उत्पत्ति 


७००६ 


- _ १ प्रारंभीं देवानं आकाश व पृथ्वी हीं उत्पन्न 
च] केली. २ तेव्हां प्रथ्वी आकारविरहित व झून्य 

होती, जलनिथीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता 
आणि देवाचा आत्मा जलावर तळपत राहिला होता. 
३. तेव्हां देव बोलला, प्रकाश होवो, आणि प्रकाश 
झाला. ४ देवाने प्रकाश पाहिला कीं तो चांगला आहे; 
आणि देवाने प्रकाश व: अंधकार हे वेगवेगळे केले 
५ देवाने प्रकाशाला दिवस व अंधकाराला रात्र 
म्हटलें; आणि सायंकाळ झाला व प्रात:काळ झाला, 
हा.पहिला दिवस. 

६ मंगर देव बोलला, जलांच्या. मध्यभागीं अंत- 
राळ होवो, व तें ज़ञलांस दुभागणारें होवो. ७ असें 
देवाने अंतराळ केळे आणि  अंतराळाखालच्या 


व| उड्डाण करोत 


१५ पृथ्वीला प्रकाश देण्यासाठी आकाडामंडळांतं . त्यां 
दीप :होवोत; आणि तसें झालें. १६ देवाने दोन 
मोठ्या ज्योति केल्या; दिवसावर प्रभुत्व चालविण्यासाठी 
मोठी ज्योति आणि रात्रीवर. प्रभुत्व चालविण्यासाठी 
लहान ज्योति; आणि त्य़ाने तारेहि केळे, १७-१८ पृथ्वीवर 
प्रकांश पाडावा, दिवस व रात्र यांवर प्रभुत्व चालवावे 
आणि "प्रकाश व अंधकार यांस मित्न करावें, म्हणून 
देवाने - आकाशमंडळांत त्या ज्योति ठेविल्या; देवाने 
पाहिले कीं हें चांगलें आहे. १९ सायंकाळ - झालो. 
व प्रातःकाळ झाला; हा चौथा दिवस. | 

२५ मग, देव बोलला, जीवजंतूंच्या थव्यांनीं जर्ले 
भरून जावोत आणि एथ्वीवरून अंतराळांत पक्षी 
२१ राक्षती जलचर, जलांत गजबज- 


वरच्या जलांस दुभागिलं; आणि तसें झालें. ८ देवानें | णारे व संचार करणारे प्रत्येक जातीचे संर्व जीव 


अंतराळास आकाश म्हटलें; आणि सायंकाळ झाला 
च प्रातःकाळ झाला; हा दुसरा दिवस. 

९ मग देव बोलला, आक्राझाखालीं जलांचा एके 
स्थळीं संचय होवो, व कोरडी जमीन दृष्टीस पडो; 
आणि तसें झालें. १० देवाने करोरव्या जमिनीस 
भूमि म्हटलें व लांच्या संचयास. "समुद्र म्हटले; 
देवाने पाहिलें कीं हें चांगलें आहे. ११ तेव्हां देव 
बोलला, हिरवळ, बीज देणारी वनस्पति आणि आप- 
आपल्यापरी सबीज फळें देणारी फळझाडे भूमि 
आपल्यावर उपजवो; आणि. तसें झालें. १२ हिरवळ 
आपआपल्यापरी बीज देणारी वनस्पति व आपआपल्या 
परी सबीज फर्हें देणारीं फळझाडे भूमीने उपजविली; 
आ्हेवाने पाहिळें की हे चांगलें आहे. १३ सायंकाळ 
झाला व प्रात:काळ झाला; हा तिसरा दिवस. 

१४ मग देव बोलला, दिवस व रात्र हीं भित्र 
करण्यासाठी आकाशमंडळांत ज्योति होवोत; त्या 
विन्हे, कलु, दिवस व वर्षे दाखविणार्‍या होवोत; 


आणि प्रत्येक जातीचे सपक्ष प्राणी देवाने निर्माण 
केले; देवाने पाहिलें कॉ हें चांगळें आहे. २२ देवाने 
त्यांस आंशीवोद दिला: सफल व्हा, ' ग्रद्धि पावा, 
सागरांतील जलं व्यापून टाका; भाणि पथ्वीवर पक्षी 
बहुगुणिंत होवोत. २२ सायंकाळ झाला. व प्रात:काळ 
झाला; हा पांचवा दिवस्‌ 

२४ मग ,क्वेव बोलला; प्रत्येक जातीचे ग्रामप्षु, 
रांगणारे प्राणी व वनपझु असे प्राणधारी जीव पृथ्वी 
उपजवो; आणि तसें झालें. २५ असे प्रत्येक जातीचे 
वनपश्यु, ग्रामप्षु व जमिनीवर रांगणारे जीव देवाने 
केले; देवाने पाहिलें कीं हें चांगलें आहे. २ 
देव बोलला, आपल्या प्रतिरूपाचा व आपल्योशीं 
सदृश असा मानव आपण करूं; ससुद्रांतील मत्स्य 
आकाश्ांतील पक्षी, प, अकघीं प्रथ्वी आणि पृथ्वीवर 
संचार करणारे संव जीव यांवर. ते. सत्ता चालवितील, 
२७ देवार्ने आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य निर्माण केला; 


| देवाचें प्रतिर्थि असा तो निमोण केला; नर व. 


भ० १५२७-९५२३ 


उत्पत्ति 





नारी अशीं तीं निर्माण केलीं. २८ देवाने त्यांस आझी- 
वाद दिला; देव त्यांस म्हणाला, फलद्रूप व्हा, . बहु- 
गुणित व्हा, प्रथ्वी व्यापून टाका व ती सत्तेंत आणा 
समुद्रांतील मत्स्य, आकाशांतील पक्षी व एथ्वीवर संचार 
करणारे सवं प्राणिभात्र यांवर सत्ता करा. २९ देव बोलला 
पाहा, अवघ्या भूतलावरील बीज देणारी हरएक वनस्पति 
_ व संबीज फळें देणारा प्रत्येक त्रक्ष मी तुम्हांस देतों 
हीं तुमचं अन्न होतील; ३० त्याचप्रमाणे एथ्वीवरील स्व 
पशु, आकाझांतील सर्वे पक्षी व दृथ्वीवर संचार करणारे 
सवे जीवधारी यांस अवघी हिरवळ : खावयासाठीं 
देतों; आणि तसें झालें. ३१ आपण निर्माण केलेलें सवे 
बहुत. चांगलें आहे. असें देवाने पाहिलें, . सायंकाळ 
झाला व प्रातःकाळ झाला: हा सद्दावा दिवस. 
३ याप्रमाणे. आकाद व .एथ्वी आणि: तेथील 
.- सर्वे वस्तुगण हीं. सिद्ध झालीं. . २ देवाने. -चालबिलेलें 
आपले काम सातव्या दिवशीं समाप्त, केलें, चाल- 
विठेल्या सवे कामापासून तो. सातव्या दिवशीं . विश्राम 
पावला. ३ देवाने सातवा दिवस आशझीर्बाद देऊन 
पवित्र ठरविला; कारण सृष्टि निर्माण करण्याचें काम 
संपवून तो त्या दिवशीं विश्राम पावला. 

४ आकाश व प्रथ्वी यांची उत्पत्ति झाली, म्हणजे 
वरमेश्रर' देवानं आकाश व पृथ्वी हीं केलीं त्या 
काळचा उत्पत्तिक्रम हा होय. ५ शोतांतलें कोणतेंहि 
« उद्धिज्ज अद्यापि प्रश्वीवर नव्हतें: 'शेतांतली कोणतीहि 
वनस्पति अद्यापि उगवली नव्हतो; कारण परमेश्वर 
द्वेवानं अजून पृथ्वीवर पाऊस पाडिला नव्हता, आणि 
जमिनीची मागत करण्यास कोणी मनुष्य नव्हता; 
६ मात्र जमिनीवरून घुर्के वर जात असे व त्यानं 
भूमीच्या सव प्रष्टभागाचें सिंचन होत असे. ७ मग 
परमेश्वर देवाने जमिनींतील मातीचा मनुष्य धघडिला 
व त्याच्या नाकरपुल्यांत प्राणवायु. फुकिला: तेव्हां 
मनुष्य जीवधारी - प्राणी. झाला. ८ परमेश्वर देवाने 


पूर्वेस एदेनांत.. बाग लाविली आणि तींत. आपण । 








$ मुळांत याव्हे. 


घडिलेला मनुष्य ठेविला. ९ परमेश्रर देवाने दिसण्यांत 
सुंदर व स्वादिष्ट फळें देणारी अशीं सवे जातींची 
झाडे, बागेच्या मध्यभागीं जीवनवृक्ष आणि बर्‍या 
वाइटाचे ज्ञान करून देणारा व्रक्ष ही जमिनीतून उग 
वविलीं. .१० बागेला पाणी देण्यासाठीं : एदेनांत एक 
नदी उगम पावली; तेथून ती निघून तिचे फाटे 
फुटून चार प्रचंड नद्या झाल्या. ११ पहिलीचें नांव 
पीशोन: ही सगळ्या हवीला देशास वेढिते; ह्या 
देशात सोनं सांपडतें, १२ ह्या देठाचें सोनें उत्तम 
असून येथें मोत्यें व गोमेंद हीं सांपडतात. १३ दुस- 
रीचं नांव गीहोन; संपूर्ण कूश देशास वेढणारी ती 
हीच नदी. . १४ तिसरीचें. नांव हिहकेल; अशश्रच्या 


: पूर्वेत' वाहते ती. हीच. चोथीचें नांव करात. 


१५ परमेश्वर देवाने मनुष्यास एदेन -बागेंत नेऊन 
त्याची मशागत व राखर्ण करण्यास ठेविलें. १६ तेव्हां 
परमेश्रर देवानं आदामाला अज्ञी आज्ञा दिली कीं 
बागेंतीह वाटेल त्या झाडाचे फळ यथेच्छ खा; 
१७ पण बर्‍यावाइटाचं ज्ञान करून देणार्‍या झाडाचे फळ 
खाऊं. नक्तो; कारण ज्या दिवशीं त्याचें फळ तूं खाज्ञील 
त्या दिवशीं तूं खास मरशील, 

१८. मग परमेश्वर देव म्हणाला, मनुष्य एकटा 
असावा हें बरें नाहीं; तर त्याला अनुरूपसा सहकारी मी 
निर्माण करीन. १९ परमेश्वर देवाने सवे वनपशु 
आणि आकाशांतील सर्वे पक्षी हे मातीचे घडिल्यावर 
आदाम त्यांस कोणतीं नांवें देतो हे पाहावें म्हणून 
त्याजकडे ते त्याने नेले; तेव्हां आदामारने प्रत्येक 
सजीव प्राण्याला जे नांव दिलं तेंच त्याचं नांव 
पडलें. २० आदामानें सवे आ्रामपद्ष, आकाहांतील 
पक्षी व सर्व वनपश्यु, यांस नांवे दिलीं; पण त्यांमध्ये 
त्याला अनुरूपसा कोणी सहकारी मिळाला नाहीं. २१ मग 
परमेश्वर देवानें आदामावर गाढ निद्रा. आणिली; आणि 
तो निजला तेव्हां त्यानें त्याची एक फासळी काढून 
घेतली, तिची जागा मरांसाने भरून आली; २२ पर- 
मेश्वर देवाने आदामाची फासळी काहून तिची स्त्री 


“बनविली आणि तिला आदामाकडे नेलें. २३ तेव्हां 


र 


उत्पत्ति 





आदाम म्हणाठा, आतां ही. मात्र माझ्या हाडांतलें हाड 
ब मांसांतलं मांस आहे; हिला नारी म्हणावें, कारण ही 
नरापासून . बनविली आहे. २४ यास्तव पुरुष आपल्या 
आईबापांस सोडून आधल्या स्रीशीं जडून राहील; तीं दोघें 
शकदह होतील.: २५ आदाम व त्याची ख्ली हीं दोघें 
नमन होतीं; तरी त्यांस संकोच वाटत नसे. 

१ परमेश्वर देवानं उत्पन्न केलेल्या सवे वन- 
चरांत 'सर्पे फार धूर्त होता. तो क्लीला म्हणाला, 
तुम्हीं बागेतल्या कोणत्याहि झाडाचं फळ खाऊं नये 

असें. देवानं तुम्हांस सांगितले हं खरें काय £ २ ल्रीनं 
सर्पास म्हटलें, बागेंतल्या झाडांची फळें खाण्याची 


आम्हांला मोकळीक आहे; २ पण बागेच्या मध्यभागीं | 


असलेल्या झाडाच्या फळाविषयीं देवाने सांगितलें 
आहे कीं तें खाऊं नका; त्याला स्पर्शहे करूं नका 
कराल तर मराल. ४ सर्प जरीला म्हणाला, तुम्ही 
खरोखर मरणार नाहीं; ५ देवाला हे ठाऊक 
आहे कीं तुम्ही त्याचें फळ खाल त्याच दिवशीं तुमच 
डोळे उघडतील, आणि तुम्हांस बरेंबाईट कळूं लागून 
तुम्ही देवासमान व्हाल, ई त्या झाडाचे फळ खाण्यास 
चांगलें, दिसण्यांत मनोहर आणि शहाणपणाच्या प्राप्तीस 
इष्ट आहे असें त्या ल्लीला. दिसुन आलं; तेव्हां तिनें 
त्याचें फळ काढून खाले व आपल्याबरोबर आपल्या 
फ्तीसहि तें दिलं, व त्यानं तें खाल्ले. ७ तेव्हां त्या 
उभयतांचे डोळे उघडले आणि आपण नम्न आहों असें 
त्यांस कढून आलें; तेव्हां त्यांनी अंजिराची पानें शिवून 
आपणांसाठी कटिवेष्टनें केलीं. 

८ यानंतर शिळोप्याचा वारा सुटला असतां परमेश्वर 
देव बारोंत. फिरत होता,. त्याचा शब्द त्यांस ऐकू आला 
तेव्हां परमेश्वर देवाच्या दृष्टीस पडूं नये म्हणून आदाम व 
त्याची ल्ली हीं बागेतील झाडांच्याआड लपलीं. ९ परमेश्वर 
देवानें आदामास वहाक मारून म्हटलें, तूं कोठें आहेस १ 
१० तो म्हणाला, मीं बागेत तुझा शब्द ऐकला 
तेव्हां मी नभ आहें म्हणून भिऊन लपलो. ११ देवाने 
म्हटले, तूं नम आहेस हें तुला कोणीं सांगितलें £ ज्या 





अ«० २५२३-३५२३ 





केली होती त्याचें फळ तूं खार्ळे- काय १ १२-ओदाम 

म्हणाला, जी त्री तूं मला सोबतीस दिली तिनें त्या 

झाडाचे फळ मला दिलें आणि तें मीं खाह्ले. १३ पर- 
मेश्वर देव त्या ख्रीला म्हणाला, हें तूं काय केलं: खरी 

म्हणाली, सर्पाने मला भुरळ घातली म्हणून मी. तें 
खाले. १४ तेव्हां परमेश्वर देव सर्पास म्हणाला, ' तूं 
हँ केलें म्हणून सर्व प्रामप्नु व वनवर यांहून तूं 
शापम्रस्ते हो; तूं पोटाने चालशील आणि जन्मभर 

माती खाशील: १५ आणि तूं दव खत्री, तुझी संतति व 

तिची. संतति यांमध्यें मी परस्परवैर स्थापीन; ती तुझें 
डोकें फोडील, व तूं तिची टांच फोडिजझील. १६ तो 

स्रीला म्हणाला, तुला बहुत दुःख होडेल व 
गर्भधारणेचे केश होतील; तू कशाने टॅंकर 

प्रसवशील: तरी तुझा ओढा नवऱ्याकडे राहील आणि 
तो तुजवर स्वामित्व चालवील. १७ आदामास तो 

म्हणाला, तू आपल्या खत्रीचे ऐकले आणि ज्या 
झाडाचें फळ खाऊं नको म्हणून मीं तुला आज्ञा केली 

होती त्याचें फळ तूं खांडे; म्हणून तुझ्यामुळे भूमीला 

शाप आला आहे; तूं जन्मभर कष्ट करून तिचा 

उपज खाजील; १८ ती तुला कांटे ब कुसळें देईल; 

तूं शेतांतलं पीक खाक्षील; १२९ तूं आपल्या निढळाच्या 
घामाने भाकर मिळवून खाशील व अंतीं पुनः मातीला 

जाऊन मिळल्लील; कारण तींतून तुझी उत्पत्ति आहे; तूं 
माती आहेस आणि मातीला परत जाऊन मिळझ्लील. 

२० आदामांने आपल्या बायकोचे नांव हृब्या ठेविलें; 

कारण ती अवघ्या जीवधारी जनांची माता होय. 

२१ परमेश्वर देवानं आदाम व त्याची . त्री. यांसाठी 

चर्मक्त्रे करून त्यांस लेवविलीं. - 

२२ मग परमेश्वर देव म्हणाला, पाहा, मानवाला 
बरेवाईट कळूं लागून तो आमच्यांतल्या एकासमान 
झाला आहे; तर तो आपला हात जीवनब्रक्षाला लावून 
त्याचेहि फळ काढून कदाचित्‌ खाईल व सर्वेकाळ 
जीवंत राहील; २३ यास्तव ज्या भूमलींतून त्यास 
निर्माण केलें होतें, तिची लागवड करावी म्हणून पर- 


झाढाचें फळ तू खाऊं नको अशी मीं तुला आज्ञा ' मेश्वर : देवाने त्यास एदेन बागेतून बाहेर काढून 


अ० ३५२२३-४५२४ 


'उत्स्त्ति 





लाविले... २४ देवाने मानवास बाहेरे घालांबिले. आणि | काइन परमेश्वरास. म्हण्याला, हा : माझा दंड मला 


: 'जीवनश्रक्षाकडे जाण्याच्या मार्गाची राखण करण्यासाठीं 
एदेन. बारोच्या पूर्वेभागी करून. व गरगर. फिरणारी 
ज्वालारूप तरवार ठेविली 
१ आदामानं आपली स्री हव्वा हिला जाणिलें 
९४ तो गर्भवती होऊन तिने क्रेइनास जन्म दिला; ती 
, म्हणाली, परमेश्वराच्या साहाय्र्यानें मला. पुरुषसंतान 
लाभलं. आहे.. २ नंतर तिनं त्याचा भाऊ हाबेल यास जन्म 
दिला; .हानेल. मेंढपाळ झाळा, आणि . काइन. शेतकरी 
झाला.' २३ कांहीं काळ लोटल्यावर असें झाळें कीं 
काइनानें परमेश्वराला 
अपण कराबयास आणिलें. ४ हाबेलानंहि. आपल्या 
कळपांतील प्रथम जन्मलेल्या. पुष्ट मेंढरांपक्री कांहीं 
अपण करावयास आणिलीं.. परमेश्वराने. हाबेल व 
त्याचें. अपण यांचा आदर केला; ५ पण काइन व 
त्याचें अर्पण यांचा त्यानें आदर केला नाहीं. हें पाहून 
काइन संतापला : व त्याचें तोंड उतरले. . ६ तेव्हां 
वरसेश्रर  काइनास म्हणाला; तू काँ संतापलास ? 
तुझें, तोंड कां उतरल १ .७ .तूं बरें केलें तर तुझी 
मुद्रा. प्रसन्न होणार नाहीं काय £ पण तूं: बरें केलें 
नाहीं. तर दाराशी पाप टपूनच आहे; त्याचा रोख 
तुजवर आहे, करितां तूं . त्यास दाबांत ठेव. ८ मग 
कादनाचें त्याचा भाऊ हाबेल याशीं .- बोलणे झालें: 
आणि . असें झालें कीं ते दोघे शेतांत असतां काइना- 
नं, आपला. भाऊ हाजेल याजवर चाळून जाऊन 
व्यास ठार केलें. ९. मग परमसेश्रराते - काइनास 
बिवारिलें,. तुझा भाऊ हाबेल कोठें आहे? तो 
म्हणाला, मला ठाऊक नाहीं; मी काय़ माझ्या भावाचा 
राखणदार आईहे£ १० तो म्हणाला; तूं हें काय केलें? 
ऐक: तुझ्या भावाचे. .रक्त भुमींतून . मजकडे ओरड 
करीत आहे. ११ तर आतां तुझ्या - हातून तुझ्या 
भावाचें 'पडलेळें रक्त प्राशन करण्यात भूमीने. तोंड 
उघडिलं आहे; तिचा तुला शाप आहे; १२ तू ज्ञेत 
करिशील तेव्हां ती यापुढे तुला आपलें सत्त्व देणार नाहीं. 


सोसवणार नाही. इतका भारी आहे... १४ पाल, 
भूमीवरून तूं मला आज हाकून दिलें आहे; मला 
तुझ्या दृष्टीआड लपर्णे- भाग आहे, मी. एथ्वीवर परा- 
गंदा व भटकणारा होणार; आणि ज्या कोणाला मी 
सांपडेन तो मला ठार -करील असे 'होणार. १५ पर- 
मेश्वर त्यास म्हणाला, तर मग जो. कोणी. काइनास 
जिवे मारील त्याचा .सातपट सूड घेण्यांत येईल. 
तेव्हां काइन कोणाच्या हातीं. लागल्यास त्यानें. त्याचा 
वध करू नये म्हणून त्याला परमेश्वराने खूण करून 


शेताच्या उत्पन्नापैकी कांहीं | ठेविली 


१६ काहून परमेश्वरासमोरून निघाला आणि एदे 
नाच्या पूर्वेस नोद देशांत वस्ती करून राहिला. 
१७ काइनानें आपल्या बायकोस जाणिर्टल, आणि ती 
गर्भवती होऊन तिला हनोख झाला; काइनाने एक 
नगर बांधिले; त्याचें नांव त्यानें आपल्या पुत्राच्या 
नांवावरून हनोख असें ठेविलें. १८ हनोखाला इराद 
झाला; इरादाला महूयाएल झ्ञाला; महूयाएलास मधु- 
झाएल झाला आणि मथुशाएलास लामेख झाला. 
१९. लामेखानें दोन बायका केल्या; एकीचें नांव आदा 
च॒दुसरीचें नांव सिल्ला. २० आदा हिला याबाल 
झाला; तो पाल देऊन राहणारे व गुरेढोरे पाळणारे 
यांचा मूळपुरष झाला. २१ त्याच्या भावाचें नांव 
युबाल असें होतें; तो तंतुवार्दे ब वायुवार्दे वाजविणाऱ्या 
सर्वांचा मूळपुरुष झाला. २२ सिल्ठा हिलाहि . तुबल- 
काइन झाला; तो पितळेची व लोखंडाची धारेचीं सवे 
हत्यारे घडणारा झाला; आणि तुबल-काइनास नामा म्हणून 
बहीण होती. २३ लामेख आपल्या बायकांस म्हणाला; 

आदे व सिद्धे, तुम्ही माझा शब्द ऐका; 

लामेखाच्या बायकांनो, माझ्या भाषणाकडे 

कानद्या 

कोणा पुरुषाने मला घाय केल्यास 

कोणा तरुणाने मला प्रहार केल्यास. 

मी त्याला निश्चयें जिवे मारीन; 


नू एब्वीवर ..परागंदा. ब भटकणारा होशील. १३ तेव्हां | २४ काइनाबद्दळ सातपट सूड घ्यावयाचा 
गौ . 4 


उत्पत्ति 





तर लामेखाबद्दल सत्याहत्तरपट घेण्यांत येईल 


अ० ध:२४-६३ 





तीस वर्षे जगला, व त्यास आणखी पुत्र व. कन्या 


२५ आदामारनें आपल्या बांयकोस पुनः जाणिले, आणि | झाल्या; १७ महेललेल याचें एकंदर आयुष्य आठशे 
'तिलाः पुत्र झाला: त्याचें नांव तिने शेथ ठेविलें; ती म्हणाली, | पंचाण्णव वर्षांचे झालें; मंग तो मरण पावला. 


*काइनानें हाबेलाचा घात केला म्हणून देवाने त्याच्या जागीं 


“मला दुसरें अपत्य दिलें आहे. २६ शेथं याला पुत्र झाला | हनोख झाला 


१८. यारेद एकशेंबासष्ट वषाचा झाल्यावर त्यास 
१९ हनोख झाल्यावर यारेद आठशे 


त्याचें नांव त्यानें अनोड असें ठेविलं; त्या काळापासून | वर्षे जगला, व त्यास आणखी पुन्न व॑ कम्या झाल्या 


छोके परमेश्वराच्या नामानं प्रार्थना करूं लागले. 
१ आदांमाच्या वंशावळीची नोंद येणेंप्रमाणें : 
वर्‌ देवाने मानव निमोण केला त्या वेळीं त्याने तो 
आपल्या .प्रतिरूंषाचा केला 


२. त्याने त्यांस नर | मथुशालह झाला. 


२० यारेदाचें एकंदर आयुष्य नवशेंबासष्ट वर्षाचे 


झालें; मग तो मरण पावला - 
२१ हनोख पासष्ट वर्षांचा झाल्यावर त्याला 
२२ मधुशलह झाल्यावर हनोख 


व नारी अशीं, उत्पन्न केलीं व॑ त्यांस आशीर्वाद दिला; |'तीनर्शे वर्षे देवाच्या समागमे राहिला, व ह्यास आणखी 
आणि त्यांस उन्पन्न केलें त्या वेळीं त्यांस आदाम हें | पुंत्र व कन्या झाल्या; २३ हनोखार्चे एकंदर आयुष्य 


नांव दिलं. ३ 


त्याला त्याच्या प्रतिरूपाचा: 


आदोम ''एकरदोंलीस वर्षांचा झाल्यावर | तीनर्शेंपासष्ट वर्षांचे झालें 


२४ हनोख देवाच्या 


त्याच्या प्रंतिमेचा पुत्र | समागमे राहत असे; देवाने त्याला नेळे आणि तो 


झाला, त्याचं नांव त्यानं शेथ ठेविलें: ड शेथ झाल्यावर | दिसेनासा झाला 


आदाम आठडों वर्षे जगला, व त्यास आणखी पुत्र व, 


कन्या झाल्या. 
जंगला; मग तो मरण पावला. 

६ हाथ  एकरदॉपांच वर्षाचा झाल्यावर त्यास 
अनोदा झाला; ७ अनोठा झाल्यावर शेथ आठशेंसात 


वर्षे जगला, व त्यास आणखी पुत्र व कन्या झाल्या 
८ शेथाचें एकंदर आयुष्य नवर्शेंबांरा वर्षांचे झालें 
'मग तो मरण पावला. 

९ अनोक्ष नव्वद वर्षांचा झाल्यावर त्यास केनान 
झाला; १० केनान झाल्यावर अनोशॉ॒& आठर्शेपंघरा 
वर्षे जगला, व॑ त्यास आणखी पुत्र व कन्या झाल्या 


अनोशाचें एकंदर आयुष्य नंवर्शेपांच वर्षांचे 


झालें; मग तो मरण पावला. 

१२ केनान सत्तर वर्षांचा 
महललेल. झाली: १३ - महललेल झाल्यावर केनान 
आठडेंचाळीस वर्षे जगला, व त्यास आणखी पुत्र व 
कऱ्या झाल्या; १४ केनानाचे एकंदर - आयुष्य 
नवशेंदहा वर्षाचे झालें; मग तो मरणं पावला. 

१५ महललेलळ पासष्ट वर्षांचा. झोल्यावर त्यास 
यारेद झाला. 


झाल्यावर त्यास | 


२५ मथुडालह एकरेंसत्यायशी वर्षाचा झाल्या- 


७ आदाम एकंदर नवर्शेतीस वर्षे | वर त्यास लामेख झाला: २६ लामेख झाल्यावर मंथु- 


शलहृ सातशेंन्यायशीं वर्षे जगला, व त्यास आणखी 
पुत्र व कन्या झाल्या: २७ मधुशलहाचें एकंदर आयुष्य 


| नवर्शेएकुणसत्तर वर्षाचे झालं, मग तो मरण पावला 


२८ लामेख एकंशेंब्यायशी वर्षांचा झाल्यावर 
त्यास पुत्र झाला; २९ त्याचें नांद त्यानें नोहा 
ठेविलें; तो म्हणाला, जी भूमि परमेश्वराने शापिलीं 
तिच्यासंबंधाचें आमचें काम व॑ आमच्या हातचे कष्ट 
यांविषयी हा आम्हांस आराम देईल. ३० नोहा 
झाल्यावर लामेख पांचरोपंचाण्णव वर्षे जगला;. व 
त्यास आणखी पुत्र व कन्या झाल्या; ३१ लामेखार्चे 
एकंदर आयुष्य सातशोंसत्याहत्तर वर्षांचे झालें; मग 
तो मरण पावला. 

३२ नोहा पांचशे वर्षांचा झाला तेव्हां त्याला होम 
हाम व याफेथ हे झाले. 

१ नंतर भूतलावर मानवांची वाढ होऊं लागली 
आणि त्यांस कन्या झाल्या: २ तेव्हां मानवकन्या सुंदर 


परमेश्वर 


अ० ६:२-७:९ 


उत्पत्ति 





त. माझ्या आत्म्याची मानवाच्या ठायीं सर्बेकाळ 
ससा राहणार. नाहीं; तो श्रांत झाल्यामुळें देहरूप ठरला 
आहे; तथापि, त्याला एकर्शेबरीस वर्षांचा काळ दिला 
आहे. ४ त्या. काळीं भूतलावर . नेफिलिम .( महाकाय ) 
होते; पुढें देवपुत्न मानवकन्यांपाशी गेले तेव्हां 
त्यांस पुत्र झाले, ते प्राचीन काळचे महावीर असून 
नामांकित पुरुष होऊन गेळे. 

५ पृथ्वीवर मानवांची दुष्टाई फार आहे, त्यांच्या 
.मनांत येणारे. सर्व . विचारतरंग केवळ एकसारखे वाट 
असतात असें परमेश्वराने. पाहिलें; ६ म्हणून मानव पृथ्बी- 
वर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला . पस्तावा झाला आणि 
त्याच्या चित्ताला खेद झाला. ७ तेव्हां परमेश्वर म्हणाला, 
मी उत्पन्न केलेल्या मानवास भूतलावरून नष्ट करीन; मानव, 
पध्यु, . रांगणारे प्राणी, आकाशांतील . पक्षी हे सारे 
नाहींतसे करीन; कारण त्यांस उत्पन्न केल्याचा मला 
पस्तावा झाला आहे; ८ . परंतु नोहावर. परमेश्वराची 
कृपादृष्टि होती. । 

९ नोहाचा दृत्तांत येणेप्रमाणे: नोहा हा आपल्या 
काळच्या लोकांमध्यें धार्मिक व सात्विक मनुष्य होता 
नोहा देवाच्या समागमे. राहत असे. 


काळीं देवाच्या दृष्टीनें एथ्वी भ्र्ट झाली असून ती 
घोर .कभोने भरली होती. १२ देवाने एथ्वीकडे 
अवलोकन केलें तों त्याला ती भ्र्ट आहे अक्षी दिसली. 
कारण एथ्वीवरील सर्वे प्राण्यांनी आपली चालचलणूक 
बिघडबिली होती. 

. . १३. मंग देव नोहाला म्हणाला, सवे आण्यांचा अंत 
करण्याचें माझ्या मर्नात आटे आहे, कारण त्यांच्यामुळे 
एप्वीबर अनर्थ माजला . आहे, पाहा, मी एप्वीसह 
त्यांचा नाश. करीन. 


१० नोहाला | 
शेम, हाम वः याफेथ असे तीन पुत्र झाळे. ११ त्या 


१४. . तू आपल्यासाठी गोफेर 


असेल अक्ती ती कर; तारवाच्या एका बाजूस दार 
ठेव; त्याला खालचा, दुसरा व तिसरा असे मजले कर. 
१३ पाहा, ज्या देहधाऱ्यांच्या ठायी प्राय आहे ते 
सवे आकाशाखाळून नाहींतसे . करावे म्हणून मौ 
एथ्वीवर जलाचा प्रल्य आणितों; एष्वीवर जें 
कांही आहे तें नष्ट होईल; १८ तरी तुजशीं मी 
आपला करार स्थापित करितों; तू. आपले पुत्र, आपली 
स्री व आपल्या सुना यांस घेऊन तारबांत जा. १९ सवे 
प्राण्यांच्या प्रत्येक जातींतून नर व मादी अशीं दोन- 
दोन जीवंत राखण्यासाठी आपल्याबरोबर तारवांत ने. 
२० पक्ष्यांच्या प्रत्येक जातींतून, पश्ंच्या प्रत्येक जातीं- 
तून आणि भूमीवर रांगणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रत्येक 
जातींतून दोनदोन प्राणरक्षणार्थ तुजकडे येतील. 
२१ खाण्यांत येतें ते सवे प्रकारचे अन्न आपल्या- 
पाही आणून त्याचा सांठा कर; ते तुला व त्यांना 
खावयास मिळेल. २२ नोहार्ने तसें केलें; देवाने 
त्याला जें कांहीं सांगितले तें त्यानं केले. 
१ मग परमेश्वराने नोहाला सांगितलें, तूं आपल्या. 
१७ सगळ्या कुदुंबासह तारवांत चल: कारण या 
पिढींत तूंच मजशी धर्माने वतैणारा असा . मला 
दिसला आहेस. २ सवे शुद्ध पश्चंपैकी नरमाद्या सातसात 
आणि अशुद्ध पशंपैकीं. नरमाद्या दोनदोन, २३२ आणि 
आकाड्यांतील पक्ष्यांपैकी नरमाद्या सातसात अशीं बरो- 
बर घे; अशाने भूतलावर त्यांचें बीज राहील... ४ अजून 
सात दिवसांचा अवकाश आहे; मग मी चाळीस दिवस 
व॒ चाळीस रात्री एम्वीवर पजेन्य. पाढणार, आणि 
उत्पन्न केलेळें सवे कांहीं मी भूतलावरून नाहींसें करणार. 
५ तेव्हां नोहाने परमेश्वराच्या आहेप्रमाणे सर्व 
कांहीं केलें. 
६ एप्बीवर जलप्रलय झाला त्या वेंळीं नोहा सहाशे 


लाकडाचे तारू कर; त्या तारवांत.. कोठल्या. कर, आणि वर्षांचा होता. ७ हा जलप्रलय येऊन टेपला . म्हणून 


त्यास ओंतून व.बाहेरून डामर हाव. १५. तारू कराव- 
याचें ते असें: त्याची लांबी. तीनशे. हात, रुंदी. पन्नास 
हात व.उंची...तीस हात असाबरी. १६ तारवास उजेडा- 





नोहा. आपले पुत्र, बायकी व सुना यांस घेऊन, तार 
वांत गेला. ८ शुद्ध व अशुद्ध पशुपक्षी ब भूमीवर रांग 
णारे सवे जामी यांतून ९ नर व मादी अशीं जोडी 


साठी . खिडकी कर; तिचा . माथा वरपासून. एक हात ।जोडीनें, देवाने नोडाला आहा. केल्याप्रमाणे, तारबांत 


६ 


उत्पति 


अ० ७९-८५१७ 


डड हेहहजौ्ख यया 


त्याजकडे गेलीं. १० सात दिवसांनंतर प्रलयाचें जल पृथ्वी- 
वर आठे. ११ नोहाच्या वयाच्या सहाशांब्या वर्षी दुसऱ्या 
महिन्याच्या सतराव्या. दिवशीं. महाजलाशयाचे सर्व झरे 
फुटले आणि आकाशकपाटें उघडलीं. १२ चाळीस दिवस 
च चाळीस रात्री एथ्वीवर पावसाने झोड लाविली. 

१३ यांच. दिवशीं नोहा, आणि त्याचे पुत्र 
ओम, हाम व याफेथ, आणि त्यांच्याबरोबर नोहाची 
बायको व त्याच्या तिघी सुना हीं तारवांत गेली; 
१४ हीं. आणि प्रत्येक जातीचे वनपझु, प्रत्येक 
जातीचे प्रामपशु, प्रत्येक जातीच रांगणारे आणि प्रत्येक 
जातीचे उडणारे प्राणी आणि सवे जातींचे पक्षी हीं 
तारवांत गेलीं. १५ सवे देहधारी प्राण्यांपैकी एकएक 
जोडी नोहाकडे तारवांत गेली. १६ देवाने नोहाला 
आज्ञा केल्याप्रमाणे सर्वे देहघारी प्राण्यांपैकी एकएक नर- 
मादी आंत गेली; मग परमेश्वराने त्याला आंत कोंडिलं 
१७ एथ्वीवर जलप्रलय चाळीस दिवस चालला, आणि 
पाणी वाढल्यामुळे तारू जमीन सोडून पाण्यावर तरंगत 
राहिलं. १८ . प्रलय होऊन पृथ्वीवर जळ फार वाढलं 
आणि' तारू पाण्याच्या प्रष्ठभागावर तरंगत चाललें. 
१९ पृथ्वीवर पाणी अतिशयित प्रबळ होऊन त्यानें 
समग्र आकाशाखालचें सवे उंच पंत बुडविले. 
२० पाणी त्यांच्यावर पंधरा. हात चढलं; ह्याप्रमाणें 
सर्व डोंगर झांकून गेले. २१ तेव्हां प्रथ्वीवर संचार 
करणारे सवे' प्राणी म्हणजे पक्षी, प्रामपशु, वनपझ्यु, 
पृथ्वीवर गंजबजून राहिलेले सर्व जीवजंतु व सर्वे मानव 
हे मरण पावले; २२ ज्यांच्या म्हणून नाकपुड्यांत प्राण 
होता ते कोरल्या .जमिनीवरले झाहून : सारे मेले. 
२३. पृथ्वीच्या पाठीवर असणारे सव कांहीं म्हणजे 
मानव, पक्ष, रांगणारे प्राणी व आकाडांतील पक्षी या 
सर्वांचा नाश देवाने केला; तीं प्रथ्वीवरून नाहीतशीं 
झालीं; नोहा व त्याजबरोबर तारवांत होते तेवढे मात्र 
वांचले. २४ दीडशे दिवसपर्यंत पाणी पृथ्वी व्यापून होतें. 

१ मग देवाने नोहा व तारवांत त्याच्याबरोबर 


€ असलेले वनपश्ु आणि प्रामपद्य, या सवबोची आठवण |: 


केली; देवाने प्रथ्वीवर वारा वाहविला तेव्हां पाणी 


ओसरले: २ जलाशयाचे झरे व आकाशकपाटें. बंद 
झालीं, आणि आकाशांतून पावसाची झोड होत ::होती 
ती . थांबली, ३ प्रथ्वीवरचें पाणी एकसारखे हटत गेर्ले; 
दीड दिवस संपल्यावर पाणी ओसरू लागलें. 
४ सातव्या महिन्याच्या सतराव्या दिवशीं अरारात 
येथील एका पवंतावर तारू टेकलें. ५ दहाव्या महिन्या- 
पर्यंत पाणी एकसारखें ओसरत होर्ते; व दहाव्या महिन्या- 
च्या. प्रतिपदेस डोंगरांचे माथे दिसूं लागले. 

६ याला चाळीस दिवस लोटल्यावर तारवास खिडकी - 
केली होती ती नोहानें उघडिली, ७ आणि एक 'कावळा 
बाहेर. सोडिला; तो प्रथ्वीवरल॑ पाणी ओसरेपर्यत इकडे- 
तिक्रडे फिरत राहिला.. ८ पाणी भुपृष्ठावरून ओसरले किंवा 
नाहीं हे समजण्यासाठी त्यानें एक कबुतर बाहेर 
सोडिलं; ९ त्या कबुतराला पाय टेक्रण्यास कोठें आधार 
न मिळाल्यामुळे तें तारवाकडे परत आलें; ' कारण 
सगळ्या पृथ्वीच्या पाठीवर अद्यापि पाणी होर्ते; 
नोहाने हात बाहेर काहून त्याला भरून आपल्या- 
कडे तारवांत घेतलं. . १० त्यानें आणखी सात 
दिवस वाट पाहून तारवांतून त्या कबुतराला पुनः 
बाहेर सोडिले, ११ सायंकाळी तें कबुतर त्याजकडे 
आलं, तों त्याच्या चोंचींत जेतुन झाडाचे नुकतेच 
खुडलेलं पान आहे असें त्याला दिसलं; नोहा त्यावरून 
समजला कीं आतां शथ्वबीवरचें पाणी ओसरले आहे. 
१२ त्यानें आणखी सात दिवस थांबून त्या कबुतराला 
पुनः सोडिले, तें त्याजकडे पुनरपि परत आलें नार्ही. 
१३  सहार्दोएकाव्या. वर्षांच्या पहिल्या महिन्याच्या 
प्रतिपदेस एथ्वीवरचें पाणी सुकून गेळें तेव्हां नोहानें 
तारवाची छावणी क्राहून पाहिळें तों. प्रथ्वीचा प्रष्ठटभाग 
वाळला आहे. असें त्याला दिसलं. १४ दुसऱया महिन्याच्या 
सत्ताबिसाब्या दिवशीं जमीन. खडखडीत वाळली. . र 

१५ मग देव नोहाला म्हणाला, . १६ तूं. आपली 
बायको, पुत्र व सुना यांस.. घेऊन तारवांतून . बाहेर 
नीघ. १७ पक्षी, :फ्थु व भूमीवर रांगणारेः:सर्व 'जंतु 








- .१ ह्या झाडाला इंग्रजींत ऑलिव्हू म्हणतात. 
व 


स्व ८४३१७-९४२२ 


उत्पत्ति 


यांपैकीं जे प्राणी तुजबरोबर आहेत त्या सर्वास आण, बहुगुणित व्हा. 


म्हणंजे प्रथ्वीवर त्यांची संतति विपुल होईल, ते फल- 


नोहा आपले पुत्र, बायको व सुना यांस घेऊन बाहेर 
निघाळा; १९ प्रत्येक पश्यु, प्रत्येक रांगणारां प्राणी, 
प्रत्येक पंक्षी असे पथ्वीवर संत्रार करणारे प्राणी 
जातंवारीनं तारवांतून बाहेर निघाले. 
२० नंतर नोहानें परमेश्वराप्रीत्यर्थ वेदी बांधिली आणि 
* सर्वे जातींचे शुद्ध प्यु व शुद्ध पक्षी यांतले कांहीं घेऊन 
त्या वेदीवर त्यांचें हवन केलें. २१ परमेश्वर त्याचा 
सुवास घरेऊन आपल्या मनांत म्हणाला, मानवामुळें मी 
“इतःपर भूमीला कधीहि झाप देणार नाहीं; कारण 
मानवाच्या' मनांतल्या भावना बाळपणापासून दुष्ट 
असतात; तर ' मी आतांच्याप्रमाणें पुन: अखिल 
जिवांचा कधींहि संहार करणार नाहीं. २२ पृथ्वी 
शहीळ तोंवर पेरणी व कापणी, थंडी व ऊन, 
उन्हाळा व हिंवाळा, रात्र व दिवस हीं व्हावयाची 
राहणार नाहींत. 
१ मग देवाने नोहास व त्याच्या 
- १ पुत्रांस आश्षीरवाद देऊन म्हटले, फलवान्‌ व्हा 
बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी भरा. २ प्रथ्वीवरील सर्वे 
पु, आकाशांतील सवे पक्षी, भूमीवर रांगणारे सर्व 
जीवजंतु व ससुद्रांतील सवे मत्स्य यांना तुमचें भय व धाक 
राहील; तीं तुमच्या स्वाधीन केलीं आहेत. ३ सर्व संचार 
करणारे प्राणी तुमवं अन्न होतील; वनस्पति ज्याप्रमाणें 
तुम्हांस दिळी होती त्याप्रमाणें सवे कांहीं आतां तुम्हांस 
देता. ४. तथापि मांसाचे जीवन रक्त आहे . म्हणून 
रक्तासकट मास खाऊ नका. ५ मी तुमच्या रक्ताबद्दल 
म्हणजे तुमच्या जिवाबद्दद झाडा घेईन; हरएक पझ्यूचा 
य॒ मनुष्याचा झाडा घेईन; प्रत्येक मनुष्याचा त्याच्या 
भावांच्या जिवाबद्दह झाडा घेईन. ६ जो कोणी 
मयुष्याचा रक्तपात - करील त्याचा रक्तपात मनुष्या- 
कहून होईल; कारण - देवाने मनुष्य आपल्या प्रति 
ख्पाचा उत्पन्न केला आहे. ७ तुम्ही फलवान्‌ व्हा, 
- बहुयुणित व्हा, एथ्वीवर विपुळ वंशत्रद्धि करा, तीवर 


वान्‌ होऊन त्यांचा परथ्वीवर विस्तार होईल. १८ तेव्हां म्हणाला, ९ पाहा, मी तुम्हांशीं व तुमच्यामागें तुमच्या 


| 


८ देव नोहास व त्याजबरोबर त्याच्या पुत्रांस 


संततीशीं करार करून ठेवितो: १० त्याप्रमाणेच 
तुम्हांबरोबर असलेले सर्व जिवंत प्राणी, म्हणजे 
तुम्हांबरोबर तारवांतून बाहेर आलेले पशु, पक्षी व 
पृथ्वीवरील इतर सवे प्राणी यांशींहि भी करार करून 
ठेवितो. ११ तुम्हांशीं हा करार करून ठेवितो क्री 
पुनः जलप्रलयानें प्राणिमात्र नष्ट होणार नाहींत, आणि 
पृध्वीनाश करणारा जलप्रलय पुनः कधीं व्हावयाचा 
नाहीं. १२ देव म्हणाला, माझ्यामध्ये व तुमच्यामध्ये , 
त्याप्रमाणेंच तुम्हांबरोबर असणाऱ्या सर्वे सजीव प्राण्यां- 
मध्यें पिढ्यानपिढ्या, युगानुयुग राहणारा जो करार मी 
करीत आहें त्याचें चिन्ह हें; १२ मीं मेघांत धनुष्य 
ठेविले आहे, तें एथ्बीच्या व माझ्यामधल्या कराराचे 
चिन्ह समजावें. १४ मी प्ृथ्वीच्यावर मेघ पसरीन 
व त्यांत धनुष्य दिसेल, १५ तेव्हां माझ्यामध्ये 
आणि तुम्ही व सर्वे सजीव प्राणी यांच्यामध्ये झालेला 
करार. मी स्मरेन, आणि यापुढें सर्व देहघाऱ्यांचा 
नाश करील असा जलप्रलय होणार नाही. १६ धनुष्य 
मेघांत दिसेल तें पाहून माझ्यामध्ये आणि प्रथ्बी- 
बरील सर्वे सजीव प्राण्यांमध्ये झालेल्या युगानु- 
युग राहणाऱ्या कराराचें मला ह्मरण होईल. .१७ देव 
नोहाला म्हणाला, माझ्यामध्ये व प्रथ्वीवरील सर्वे 
प्राणी यांच्यामध्यें जो करार मीं करून ठविल्य आहे 
त्याचं हे चिन्ह होय. 

१८ नोहाचे पुत्र तारवाबाहेर निघाले त्यांची 
नांवे शेम, हाम व याफेथ अशीं होती; हाम हा 
कनांनाचा वाप. १९ हे नोहाचे तीन पुत्र; यांच्या- 
पासून जगभंर लोकविस्तार झाला. 

२० नोहा शेतकरी होता, त्यानें द्राक्षांचा मळा 
लाविला; २१ तो द्राक्षारस पिऊंन मस्त झाला आणि 
आपल्या डेर्‍्यांत उघडानागंडा पडला. २९ तेव्हां 
कनानाचा बाप हांम यानं आपल्या बापाची नम्नावस्था 
पाहून आपले दोघे भाऊ बाहेर होत त्यांस इं कळविलं. 


उत्पत्ति अ० ९१२२-११५३ 





२३ तेव्हां शेम व याफेथ यांनीं वक्न घेऊन आपल्या | कालहः हीं वसविली; १२ तसेंच निनवे व कालह 
खांद्यांवर ठेविलें व पाठमोरे होऊन आपल्या बापाची यांच्या दरम्यान रेसन शहर त्यानें वसविले; हेंच रें 
नमतता झाकिली; त्यांचीं . तोंडें पाठमोरी . होतीं म्हणून ( मोठें. शहर होय. १३ मिर्रईम याला लदीम, अना- 
त्यांस आपल्या. बापाची. नम्तता दिसली नाहीं. २४ दारू  मीम, लहाबीम, नाप्तुहीम,, १४ पातुसीम, कास्छहीम 

उतरून सावध झाल्यावर. आपल्या धाकठ्या पुत्राने | ( यांजपासून पलिष्टी झाले ) व कफतोरीम हे झाळे. री 


काय केळं. ते नोहयाला समजलें. २५. तो म्हणाला: :१५ कनान याला सीदोन (हा त्याचा ज्येष्ठ पुत्र ) 
- कनान -झापप्रेस्त होईल, आणि हैथ, १६ यबूसी, अमोरी, गिगोशी, १७ हिव्वी, 
तो आपल्या बांधवांचा: पसएनुदास होईल. | आक्री, शीनी, १८ अवादी, समारी व हमाथी. हे झाले; 
२६ तो म्हणाला, पुढें कनानी कुळांचा विस्तार शाला. १९ कनान्यांची 
हेमाचा देव परमेश्वर वन्य ! सीमा सीदोनाहून गरारास. जाण्याच्या वाटेवर *गज्जेपर्यंत 
कनान त्याचा दास होईल. आणि सदोम, गमोरा, आदसा व सबोईम यांकडे 
२७ देव याफेथाचा विस्तार करील: जाण्याच्या वाटेवर लेशापर्यंत होती. २० कुळ, भाषा, देश 
दो हेमाच्या डेऱ्यांत राहील: व राष्ट्र यांपरत्वें वर सांगितलेली हामाची संतति होय: 
आणि कनान त्याचा दास होईल. २१ शेम हा स्व एबर वंश्याचा पूवज व॒याफेथाचा 


२८ नोहा  जलप्रलयानंतर तोीनरशेंपन्नास वर्षे ।वडील बंघु, यालाहि संतति झाली. २२ शेमाचे 
जगला. २९ नोहा एकंदर नवडोपन्नास वर्षे जगला, । पुत्र: एलाम, अश्यर, अपेक्षद, लद वब अराम. 
मग तो मरण पावला. २३ अरामाचे पुत्र: ऊस, हुल, गेतेर व मश. 

३ नोहाचे पुन्न शेम, हाम, व याफेथ यांची | २४ अर्पक्षदास शेलह झाला, व शेलहास एबर झाला. 

९ ९ वंशावळ: जलप्रलयानंतर त्यांस पुत्र झाले. . ।२'५ एबरास दोन पुत्र झाले, एकाचें नांव पेलेग होतें, 
याफेथाचे ' पुत्र: गोमर, मागोग, मादय, | कारण त्याच्या वेळीं एथ्वीची वांटणी झाली;. त्याच्या 

यावान, तुळ, मेशेख व तीरास. ३ गोमारचे पुत्र: भावाचें नांव यक्तान होतें. २६ यक्तानास अलमोदाद, 
आष्कनाज, रीपाथ व तोगामा. ४ यावानाचे पुत्र: | शेलेफ, हसर्मावेथ, येरह, २७. हदोराम, ऊजाल, दिक्ला, 
अलीशा, तार्शीश, कित्तीम व दोदानीम: ५ यांनीं | २८ ओबाल, अबीमाएल, शबा, २९ ओफीर, हवीला 
समुद्रतीरींच निरनिराळे देश वसविले; भाषा, कुळ व |व योबाब असे. पुत्र झाले; हे सगळे यक्तानाचे पुत्र. 
राष्ट्र यांपरत्वें ते भिन्नभिन्न झाले. ३० त्यांची वस्ती मेझ्यापासून पूर्वेकडील डोंगर सफार 

६ हामाच पुत्र: कूश, मिद्ाईम, पूट व कनान. | यांकडे जाण्याच्या वाटेवर होती. ३१ कुळ, भाषा, 
७ कुझाचे पुत्र: सबा, हवीला, साब्ता, रामा व | देश व राष्ट्र यांपरत्वें ही शोमाची संतति होय. 
साव्तका: आणि रामाचे पुत्र: ' हाबा व ददान. | २२ पिढ्या व राष्ट्रे यांपरत्वे हीं नोहाच्या 
८ कुझाला निशम्रोद झाला; तो पृथ्वीवर महावीर निप- | वंशजांची कुळें सांगितली. आहेत; जलप्रल्यानंतर 
जळा. ९ तो परमेश्वराच्या दृष्टीनें बलवान्‌ पारधी | त्यांचीं एरथ्वीवर भिन्निन्न राष्ट्रे झालीं. 


झाला, म्हणून निश्रोदासारखा परमेश्वराच्या दृष्टीनें १ स्ववे एथ्वीची एकच भाषा, एकच बोली 
बलवान्‌ पारधी असें म्हणण्याचा प्रधात आहे. | १] ९ होती. २ पुढें असें झालें कीं पूर्वेकडे जातां जातां 
१० शिनार देशांत बाबेल, एरक, अक्काद, व कालने हीं त्या लोकांस शिनार देशांत एक मैदान लागलें 


त्याच्या राज्याचा आरंभ होत. ११ त्या देशांतून तो ! तेथें त्यांनीं वस्ती केली. ३ ते एकमेकांस म्हणाले, चला, 
पुढे अश्छुरास गोळा व त्यानें निनवे, रहोबोथ-ईर व | आपण विटा करून पक्या भाजू. त्यांनीं दगढांऐवजीं 


अ० ११४३-१२९५४ 


उत्पत्ति 





विटा आणि चुन्याऐवजीं डामर वोपरलें. ड मग ते 
म्हणाले, चला, आपणांसाठीं एक नगर निमाण. करून 
गगंनचुंबित शिखराचा एक बुरूज बांधु: ह्या: रीतीनें 
आपलें नांव करूं, म्हणजे आपली पृथ्वीवर पांगापांग 
होणार नाहीं. ५ तेव्हां मानवपुत्र नगर व बुरूज 
बांधीत होते तीं पाहण्यास :पंरमेथर उतरला. ६ परमे- 
श्वर>म्दंणाला, प्राहा, हे लोक एक आहेत, ह्या :सवीची 
भाषाहि एकच आहे', . आणि: हा ह्यांच्या करणीचा 
केवळ आरंभ आहे; तर हे जें कांहीं करण्याचें योजिं 
तील. तें करण्यास ह्यांना कशनिहि. अटकाव होणार 
नाहीं. ७ तर चला, आपण खालीं. जाऊन यांच्या भाषेचा 
घोटाळा. करूं, म्हणजे यांस एकमेकांची चोली समजा- 
वयाची ' नाहीं. ८ नंतर परमेश्ररांनं तेथून त्यांस सवे 
* शथ्वीच्या. पाठीवर पांगविलें; . ह्याप्रमाणे त्यांचें नगर 
बांधावयाचे राहिलें. ९ म्हणून त्या नगराचे नांव 
बाबेल असें पडलें, कारण त्या ठिकाणीं . परमेश्वराने 
सगळ्या जगाच्या भाषेचा घोटाळा करून तेथून त्यांस 
सर्व पृथ्वीच्या पाठीवर पांगविलें. 

१० शेमाची वेशावळ येणेंप्रमाणें: शेम शंभर 
वर्षांचा झाल्यावर जलप्रलयानंतर दोन वर्षांनीं त्याला 
अर्पक्षद झाला; ११ अपक्षद. झाल्यावर शेम पांचशे 
वर्षे जगला, आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. - 

१२ अपेक्षद पस्तीस वर्षाचा असतां त्याला होलह 

१३. होलह - झाल्यावर अपेक्ष चारशेंतीन 
वर्षे जगला, आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. 

१४ शेल्ह तीस चर्षांचा असतां त्याला एवर 
झाला. १५ एबर झाल्यावर शेलह. चारशेंतीन वर्षे 
जगला, आणि त्याला पुत्र व॒ कन्या झाल्या. 

१६: एबर चौतीस वर्षांचा असतां. त्याला ' पेलेग 
झाला; १७ पेलेग झाल्यावर एबर चारशेंतीस वर्षे 
जगला, आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. 

१८ पेलेग तीस वषषोचा असतां त्याला रऊ झाला 
१९ .रऊ. झाल्यावर पेलेग दोनशोंनऊ वर्षे जगला 
आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. 

२० रऊ बत्तीस वर्षांचा असतां त्याला सरूग झाला; 


२१ सरूग. झाल्यावर - रेंऊ दोनरशेंसात वर्षे जंगला, 
आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. 

२२ :सरूग ' तीस वर्षांचा असतां त्याला नाहोर 
झाला; २३ नाहोर झोल्यावर सरूग दोनशें वर्षे जगला. 
आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. 

२४ नाहोर एकुणतीस वर्षांचा असतां त्याला तेरह. 
झाला; २५ तेरह झाल्यावर. नाहोरः: एंकर्शएकोणीस 
वर्षे जगला, आणि त्याला पुत्र व कन्या झाल्या. _ . 

२६ तेरह सत्तर वर्षांचा असतां त्याला अब्राम, 
नाहोर व हारान हे झाले. 

२७ तेरहाची वंशावळ येणेप्रमाणे : तेरहाला अब्राम, 
नाहोर व हारान हे झाले, व हारानास लोट झाला. 
२८ हारान आपला बाप तेरह याच्यादेखत॒ आपली 
जन्मभूमे खास्द्यांचें ऊर येथें मरण पावला. २९ अब्राम 
व नाहोर यांनीं बायका केल्या; अन्नामांच्या बायकोचे 
नांव साराय आणि. नाहोराच्या बायकोचे नांव मिल्का; 
मिल्का ही हारानाची कन्या; हा हारान मिल्का 
व इस्का यांचा बाप. २३० साराय वांझ होती, तिला 


मूलबाळ नव्हते. २१ मग९तेरह आपला पुत्र अब्राम, 
आपला नातू म्हणजे हारानाचा पुत्र लोट आणि आपली 


सून म्हणजे आपला पुत्र अत्राम याची बायको साराय, 
यांस बरोबर घेऊन खास्त्यांच्या ऊर ग्रांबांतून कनान 
देशास जाण्यास निघाला; आणि तीं हारान येथें जाऊन 
राहिली. ३२ तरहाचें वय दोनरदोंपांच वर्षांचे होऊन 
तो हारान येथें मरण पावला. 
१ परमेश्वरानं अत्नामास सांगितलं, तू आपला 
१ ९ देश, आपलें गणगोत्र व आपलें पितृग्ह सोहून 
मी दाखवीन त्या देशांत जा; २ मी तुजपासून 
मोठें राष्ट्र निमाण करीन; तुझे मी कल्याण करीन, तुझे 
नांव मोठें करीन; तूं कल्याणमूलक हो; २ तुझें जे अभीष्ट 
चिंतितील त्यांचं मी अभाष्र करीन; तुझें जे अनिष्ट 
चिंतितील त्यांचें मी अनिष्ट करीन; तुझ्या द्वारें एथ्वी- 
वरील सवे मानव कल्याण पावतील. ४ परमेश्रराच्या 
आज्ञेप्रमार्णे अब्राम निघून गला, व त्याजबरोबर लोट 
गेला; हारान येथून निघतवेळीं अन्रामार्चे वय पंचाहत्तर 


१७ 


उत्पत्ति . अर व रा... शरबत । 


वर्षांचे होते. ५ आपली आबयको साराय, | १८. तेच्हां फारोने अत्रामास बोलावून म्हटलं, तूं मला 
पुतण्या लोट, त्यांनी मिळविलेली सर्व मालमत्ता आणि | हँ. काय केलें १ ही माझी बायको आहे असे तूं मंठा काँ. 
हारान येथें त्यांनीं संपादन केलेलीं माणसें हीं घेऊन । नाहीं. सांगितले £ १९ ती माझी बहीण आहे. असें दे. 
अज्नाम कनान. देशांत * जावयास निघाला; व कनान | मलां काँ सांगितळे ९ मीं तिला आपली बोयंको - करण्या. 
देशांत ती जाऊन. पोहचली ६ अब्राम त्या देशांतून | साठीं मजकडे ठेविलें होतें; तर आतां ही .पाहा 
शखेमाच्या ठिकाणीं. एलोन-मोरेपाशीं गेला. त्या | तुझी . बायको; हिला. घेऊन जा.. २० तेव्हां 
काळीं, त्या देशांत कनानी लोक राहत - होते. | फारोने आपल्या दासांना त्याच्यासंबंधानं हुकूम 
७» परमेश्वर अत्नामास दशन देऊन म्हणाला, हा देश मी | केला; आणि त्यांनीं त्याची बायको व त्याचें जें काही 
तुझ्या संतानाला दणार; परमेश्वराने त्याला दगन : दिलें । होतें त्यासह त्याला वाटेस लाविलें. : 
म्हणून त्यानं तेथे परमेश्वराची एक वेदी बांधिली. | . : १ अन्रामे आपली बायको, आपलं सर्वेस्व 
८ मग तो. तेथून निघाला आणि ' बेथेलच्या पूर्वेकडे | [- आणि लोट यांस घेऊन मिसर देश सोडून 
डोंगर होता तेथे जाऊन त्यानें डेरा दिला; त्याच्या |: कनानाच्या दक्षिण प्रांती गेला. २ तो कळप, रुपें 
पश्चिमेस नेथेल होतें. व पूर्वेस आय होतें; तेथें त्याने |व सोनें यांहीकरून संपन्न होता. ३ मग मजला करीते 
परमेश्वराची वेदी बांधिली आणि परमेश्वराच्या नामाने | करीत तो दक्षिण प्रांताकडन बेथेलपर्यंत गला: बेथेल 
प्रार्थना केली. ९ तेथून निघून अब्राम प्रवास | व आय यांच्या दरम्यान त्यानं आरंभीं डेरा दिला 
करीत दक्षिण प्रांताकडे गेला. - होता त्या ठिकाणी तो आला; ४ त्यानें प्रथम वेदी 
१० पुढें देशांत दुष्काळ पडला; तेंव्हा कांही दिवस | बांधिली होती त्या स्थळीं तो आला; तेथें त्यानें पर- 
मिसरांत जाऊन राहावें म्हणून अब्राम तिकडे चालता | मेश्रराच्या नामाने प्रार्थना केलीं. ५ अबन्रामावरोबर 
झोला, कारण त्या देशयांतला दुष्काळ फार तीन्न होता. | लोट चालला होता त्याचींहि मेंढरे, गुरेढोरे व पाले 
११ तो मिसरांत प्रवेशा करणांर तों तो आपली बायको । होतीं. ६ त्यांस एकत्र राहण्यास तो प्रदेदा पुरेना; 
साराग्र हिला म्हणाला, अये, पाहा, तूं दिसावयाला सुंदर | त्यांची मालमत्ता एवढी झाली कीं त्यांस एका स्थळीं राहतां : 
स्री आहेस हें मंला ठाऊक आहे; १२ तुला मिसरी | येईना. ७ शिवाय अन्रामांच्यां व लोटाच्या गुराख्यांची 
लोक पाहतील तेव्हां ही याची बायको आहे. असें | भांडणे होऊं लागलीं; त्या काळीं. त्या दशांत कनानी व 
म्हणतील, आणि मला मारूने. टाकून तुला जीवंत । परिज्ञी यांची वस्ती होती. ८ अब्राम लोटास म्हणाला, 
ठेवितील, १३ तर मीं याची बहीण आहे. असेंच तूं | हें पाहा, माझ्यातुझ्यामध्यें, माझे गुराखी व तुझे गुराखी 
सांग बरें, म्हणजे तुझ्यामुळे माझे बरें होईल, आणि | यांच्यामध्ये तंटा नसावा, कारण आपण भाऊबंद 
तुझ्यायोगें माझा जीव वांचेल. १४ मग अन्नाम मिसर | आहो. ९ सर्वे देश तुला मोकळा नाहीं. काय १ 
देशांत जाऊन पोहचला; तेव्हां ती स्री फार सुंदर | तर मजपासून विभक्त हो; तूं डावीकडे गेलास तर मी 
आहे असें मिसर्‍यांनीं पाहिलें. १५ फारोच्या सरदारांनी | उजवीकडे जाईन; तै. उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे 
तिला पाहून त्याच्यापाशी तिची प्रशंसा केली आणि । जाईन. १० तेव्ह्य॑' लोटानें आपली दृष्टि फेकून यादेनेची . 
तिला त्यांच्या धरी नेऊन ठेविलें. १६ तिच्यामुळे | सवे तळवट पाहिली तों तींत सवेत्र महामूर पाणी आहे 
त्यानं अब्रामाचें बरें केलें, आणि त्याला मेंढरे, बैल, | असें त्याला दिसून आलें;' परमेश्वराने सदोम व गमोरा 
गाढव, दास, दासी, गाढवी व उंट मिळाले. १७ तरी (यांचा नाह केला त्यापूर्वी सोअरापर्यंतचा सवे प्रदेश 
अब्नामाची स्री साराय हिच्या पायीं परमेश्वरानें फारो व | परमेश्वराच्या बागेसारखा, मिसर देशासारखा होता. 
त्याचें घराणें यांस भारी पीडा भोगावयास लाविली. | ११ ही यादेनेची सवे तळवट लोटानें पसंत केली ब 
११ 












अ« १९%११-१४:१९ 


उत्पत्ति 





तोः पूर्वेकडे प्रवास. करूं लागला; त ह्याप्रमाणें एकमेक्यंधोसून 
विभक्त . झाले. १२. अन्नांम . कतान देशांत राहिला; वः 
लोटानें. याईन, प्रांतांतील , नयरांतून मुक्काम करीत: करीत: 
आपला- डेराखदोम नगरापाशीं दिला. १ २. ह्या-खदोमांतील: 


रहिवासी दुष्ट असून परमेश्वराचे महाप्रराधी हेते. " 


$४ लोट अबन्रामापासून.. विभक्त. झाल्यावर परमे- 


श्वर: अजामाला :मरदेण्पाळा, तूं. आहेस तेभून :उत्तरेकडे, 


दक्षिणेकडे, .पूर्नेकडे व. पश्चिमेकडे दृष्टि. लावून पाहा; 
१५ जो हा सर्व देशा तुला.दिसत आहे. तो": तुला 


तुझ्या. संतानाला मी कायमचा: देडेन. . १६ मी तुझी 
संतति पृथ्वीच्या रज:कर्णांसारखी करीन; ,... कोणाला 
एथ्वीच्या.:र॒जःकणांची ..गणना: करितां. येईल : तर तुझ्या 
संततीचीहि गणना : होईल. १७ कठ, या. -देझानची :लांबी 


रुदी.. फिरून. पाह, कारणं तो. मी तुला. देझार. १८ -मग. 


अन्नाम सुकाम:. करीत करीत हेब्रोनाजवळ मत्रेच्या 

एलोन राईत येऊन रांहिला; तेथें त्यानें परमेश्वराची 
वेदी. बांधिली. स - 

4१ शिनाराचा. राजा 'अम्राफेल, . एल्लासाराचा 

१९% गजा: अयोंक, : एलामाचा राजा. कदार्लागोमर 

आणि गोग्रीमाचा -राजा . तिदाल यांच्या वेळीं 

* असें. झोलें.- क्र. . २:, त्यांनी सद्रोमाचा . राजा:- बेरा, 

ग्रमोसचा राजा: -बिशा, अद्माचा..'राजा 'शिनाब, . सबोयि- 

माचा . राजा शमेबर आणि: बेला . म्हणजे < सोअर याचा 


राजा यांजशीं युद्ध केलं, ३ हे .सत्ते जूट:-करून-:सिहदीम. 


खोऱ्यांत जमून गेले; - हे खोरें म्हणजेच क्षारसमुव्र. ४ ते. 
कदालीगोमर यांचे वारा वर्षे अंकित. होतं, . पण: तेराव्या. 


वर्षी. ते त्याजवर उठले. . ५ चौदाव्या: वर्षी. कदालांगोमर.. 


व त्याच्या - पक्षाचे: राजे यांनीं येऊन अश्रोथ- 
कर्णह्रैम येथें रेकाई:;: लोकांस, हमम येथें जूजी लोकांस, 
कियीथाईमच्या “मेदानांत- एमी लोकांस .६ आणि होरी 
लोकांस त्यांच्या..सेईर डोंगरांत मार देऊन एल-पारान- 
च्या:: हद्दीवर अरण्य“ होतें तेथपर्यंत पिटाळून लाविलें. 
७... मग मार्गे परतून एन्‌-मिझपात म्हणजे. , कोदेश 
येर्थे. ते आले. व त्यांनीं अमालेकी लोकांचा सराळा देश 


:..। आपल्या सैन्याची व्यूह्रचंता केली; 


लोकांसहि मार दिला. . ८ इकडे सदोमाचा राजा, 
गमोराचा . राजा, अदमाचा सजा, ' सबोयिमाचा राजा 
आणि बेला - म्हणजे. सोअर ग्राचा राजा हे. त्यांजशीं 
कुंद करावयास निघाले आणि सिद्दीम खोऱ्यांत त्यांनीं 
« एलामाचा 
राजा कदार्लागोमर, गोयिमाचा राजा  तिदाल; 
शझिनाराचा राजा अन्नाफेल . -आणि एछासाराचा राजा 
अर्योक यांशी ते लढले; चार. राजांनीं पांच सजांशीं 
सामना : केला. १० - सिहीम खोऱ्यांत डामराच्या 
खाणी पुष्कळ: होत्या, त्यांत 'सदोम. व गमोरा यांचे 
राजे पळत असतां पडले व बाकीचे डोंगरांत पळाले, 
११ तेव्हां सदोम व गमोरा येथील मालमत्ता. व सगळी 
अन्नसासुम्री शत्तु. छटून घेऊन गेले. १२ अन्नामाचा 
पुतण्या लोट : हा.. सदोम येथें राहत होता; त्याला त्यांनीं 
धरून नेलें आणि त्याची धनदोलतहि नेली. 

१३ तेथून पळून आलेल्या एका मनुष्यानं जाऊन अब्राम. 
इश्नी याला हें वर्तमान सांगितटें; त्या वेळीं तो अष्कोल व 
आनेर यांचा. भाऊ अमोरी मत्रे याच्या एलोन राईत राहत 
होता; हे अन्नामाच्या जुटींत होते. १४ आपल्या 
आप्तास पाडाव करून नेलें. हें अब्रामाने ऐकलें तेव्हां 
आपल्या - घरीं जन्मलेले व लढाईच्या कामांत , कसलेले. 
तीनशेंअठरा... दास घेऊन त्यानें दानापर्यंत . शत्रूंचा 
पाठलाग केला. १५. त्यानें आपल्या .दासांच्या टोळ्या 
करून, त्यांजवर रात्रीची , चाळ केली. आणि त्यांस, मार 
देऊन -दिमिष्काच्या उत्तरेस होबा-. शहर आहे तेथवर 
त्यांचा पाठलाग .केला. .१६ त्यानें सगळी माजमत्ता 
माघारी आणिली; त्याप्रमाणेच. आपला . आप्त लोट, 
त्याची मालमत्ता, स्रिया व लोक माघारे आणिले. 

१७ कदालांगोमरचे आणि त्याच्याबरोबरचे राजे यांस 
मारून- तोः : माघारी येत - असतां .. इयाला .. भेटावयास 
सदोमाचा . राजा शावेसिड म्हणजे राजखिंड.. एथवरै 
सामोरा गेठा; १८ आणि शालेमाचा. राजा मलकीसदेक 
भाकर व. द्राक्षारस घेऊन त्यास. सामोरा आला; हा 
परात्पर देवाचा याजक होता. - १९ त्याने त्याला. येणे- 


जिकिला. व हससोन-तामार - येथें .. राहणाऱ्या अमोरी । प्रमाणें आश्रीवोद दिला: . आकाशाचा व एथ्वीचा. स्वामी 
ष्र 


_.________.__________उततति____________ अवाहकतदनरदेन 





जो परात्पर देव 'तो अब्रामाचें कल्याण करो; २० ज्या | वर्षांचा 'एक एडंका, एक. होला . आणि पारव्याचें एक 
परात्पर देवाने तुझे शत्र तुझ्या स्वाधीन केलें तो. धन्य ! | पिळू अंशीं घे. १८. त्यानें तीं: सर्व: घेतलींःव- मंधोसध . 
तेव्हां अब्रामार्ने त्याला अवघ्याचा दहावा. भागे दिला. | विशून' त्यांचे दोनदोन: तुकडे केळे. आणि प्रत्येशीवि 


२१ मम सदोमाचा “राजा अन्रामास म्हणाला, माणसें 
मेला दे आणि धन तूं टेव. २९ पण अत्राम सदोमाच्या 
_ राजाला म्हणाला, परमेश्वर परात्पर देव, आकाशाचा 


व ' पृथ्वीचा. स्वामी याजसंमोर मी बाहु उभारून 


सांगतों की, २३ तुझा एकं सुतळीचा तोडा क्रिंवा वहाणेचा 
बंद मी घेणार नाहीं; मी अब्रामास संपन्न केलें असें 
म्हणावयास तुला ने सांपडो, २४ ह्या तरुण माणसांनी 
अन्न खाले तेवढें पुरे; मजबरोबर ' आलेले आनेर 
अष्कोले व मश्रे यांस वांटा मिळाला म्हणजे पुरे 
त्यांना आपला वांटा घेऊं दे. 
१ या गोष्टी घडल्यावर अब्रामास दृष्टांत 
१९ ल्याने परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें तें असें 
अन्रामा, मिऊं नको; 'मी तुझी ढांल आहें; मीच 
तुझें परम पारितोषिक आहे. २ अब्राम म्हणाला, हे 
परमेश्वरा, हे ' प्रंभू, तू मला काय देणार ६ मी. तर 


'असंतानं गत होणार; मांझ्या घरादाराचा मालक दिसिष्की 


-अलियेजर हा होणार. ३ अब्राम आणखी म्हणाला, पाहा, 
तू मला कांहीं संतान दिलें नाहीं तरु माझ्या घरचा 
एक माणूस माझां वारस होणार. ४ तेव्हां परमेश्वराचे 
वचन त्याला प्राप्त झालें कीं हा मनुष्य तुझा वारस 
होणार नाहीं, तर तुझ्या पोटीं येणाराच तुझा वारस होईल. 
५ मग त्यानें त्याला बाहेर आणून म्हटलें, आकाशा- 
कडे दष्टि लाक; तुला हे तारे मोजवतील तर मोज. 
इतकी तुझी संतति होईल असें त्यानें त्याला सांगि- 
तले. ६ अबन्नामानें परमेश्वरावर बिश्वास ठेविला 
आणि अन्रामाचा हा विश्वास परमेश्वराने त्याची नीतिमत्ता 
असा गणिला. ७ तो त्याला म्हणाला, मी परमेश्वर आहे; 


तुला या देशाचे वतन द्यावें म्हणून खास्द्यांच्या ऊर 


गांवांतून ज्याने तुला आणिळे तो मीच परमेश्वर आहे. 
८ तो म्हणाला, प्रभू देवा, मला हें वतन मिळेल 
हे. कशावरून £ *९ देवाने त्याला सांगितळे, तीन 
ब्षांची एके कालवड, तीन वर्षांची एक झोळी, तीन 


तुकडे समोरासमोर ठेविले; पक्षी मात्र त्याने चिरिळे 
नाहींत. ११ त्या शबवांवर हिंक्न पक्ष्यांनी झडप 'चातली. 
त्यांस अज्नामाने हाकून दिले 

१२ सूर्यास्ताच्या सुमारास अत्रामास गाढ झोप लागेडी 


तों धोर भीतीने, निबिड अंधकारानें त्यला व्यापिले. १३ 


परमेश्वर अन्नामास म्हणाला, हें निश्चये जाण कीं तुझें संताने 
स्वतांचा नव्हे अश्या देशांत उपरी होऊन राहील व 
तेथल्या लोकांचें दास्य करील, आणि ते लोक चारी 
वर्षें त्याला छळितील; १४ मग ज्या राष्ट्राचे दास्य ते 


.। करितील त्याचें मी पारिपत्य करीन; त्यानंतर ते 


बहुत धन घेऊन तेथून निघतील. १५ तं तर शांतीने 
आपत्या पितरांकडे जाजील; चांगला म्हातारा झाल्या- 
वर तुला मूठमाती देतील. १६ तुझ्या चोंथ्या पिढीचे 
लोक इकडे माघारे येतील, कारण अमोरी लोकांच्या 


'पापाचा घडां अद्यापि. भरला नाहीं. १७ नंतर सूर्य 


मावळला ब निबिड' अंधकार पडला तेव्हां असें झालें 
कीं घुमसती आगटी व आगीचा जाळ हा त्या इावांच्या 
तुकड्यांमधून जातांना दिसला. १८. त्या दिवशी पर- 
मेश्वरानें अन्रामाशीं करार करून सांगितें, मिसरा 
च्या नदीपासून ते महानद फरांत येथवरचा मुलूख मी 
तुझ्या संततीस देतों; १९ केनी, कनिज्ली, कदमोनी 
२० हित्ती, परिज्जी, रफाईम, २१ अमोरी, कनानी, 
गिगोशी व यबूसी या लोकांचा मुळूख मी तुला देतों 
१ अन्नामाची बायको साराय हिजपासून 
१८ त्याला कांहीं मूलबाळ झालं नाहीं; तिची एक 
: मिसरी दासी होती, तिचें नांव हागार असें होतें. 
२ साराय अन्नामाला म्हणाली, पाहा, - परमेश्वराने 
माझी कूस बंद ठेविली आहे; तर माझ्या दासीपाशीं 
जा; कदाचित्‌. तिजकडून माझें घर नांदते होईल. 
तेव्हा अजामानें साराय हिचा इाब्द मान्य केला. 
३ अन्रामाला कनान देझांत राहून दहा वर्षे झाल्यावर 


। त्याची बायको साराय हिनें आपली मिसरी दासी हागार हिला 


चरे 


अ० १६६२१-१९७१३ 


- उत्पि 





नवरा अब्राम याने. बायको करावी, “ म्हणून । झालेल्या आपल्या पुत्राचें नांव. अब्रामाने इस्माएल ठेविलें 
त्याला . नेऊन. :दिली.. ४ तो हागारेपाशीं गेला: व ती | १६ हागारेला अब्रामापासून इरमाएल झाला तेव्हां 
गर्भवती झाली; आपण गर्भवती झालो हे. पाहून तिला | अब्राम शायशीं वर्षांचा होता. 


आपली अनीण. तुच्छ वाटूं लागली... ५ तेव्हां साराय 
अब्रामाला : म्हणाली, माझ्या अपमानाचा दोष आपल्या 
मार्थी; मीं आपली दासी तुम्हांला अंगीकारावयास दिली, 
पण आपण गर्भवती आहों असें पाहून ती मला तुच्छ 
लेखू लागली आहे, . परमेश्रर आपणां दोघांचा न्याय 
करो.. ६ अब्राम ..सारायेला: म्हणाला, पाहा, तुझी 
-दासी.. तुझ्य़ा हाती आहे, तुला बरें दिसेल तें 
- तिचें कर. मग्न साराय तिला जाच करू लागली. 
तेव्ह ती तिला सोडून पळून गेली. 

७ रानांत शरच्या वाटेवर एक झरा लागतो, त्या झऱया- 
पाशी परमेश्वराच्या दूताला ती आढळली. ८ तो. म्हणाला 
अगे सारायेचे दासी हागारे, तूं आलीस कोढून व॑ जातेस 
कोठे £ ती. म्हणाली, माझी धनीण साराय हिला सोडून 
मी पढून जात आहें. ९ परमेश्वराचा दूत, तिला- म्हणाला, 
तुं. . आपल्य़ा घनिणीकडे परत जा आणि तिच्या 
< हाताखालीं तिचं सोकीत राहा, १०. परमेश्वराचा दुत 
तिला म्हणाला, तुझी संतति म]. वाढवीनच . वाढवीन 
एवंढी कॉ. तिची. गणती करतां येणार ताही.. ,११ . पर- 
मेश्वराचा दूत तिला आणेखी म्हणाला, प्राहा, तूं गर्भ- 
वती आहेस; तुला पुत्र होईल त्याचे नांव. इस्माएल 
ठेव, कारण परमेश्वराने. तुझ्य़ा शोकवाणीला कान दिला 
आहे.. १२ नो रानगाढवासारखा मनुष्य होईळ 
त्याचा हाल सर्वांवर चालेल व सर्वांचा हात त्याजवर 
चालेल; तो आपल्या, सर्वे भाऊबंदांच्या देखत पूर्वेस 
वस्ती.. करील. १३ तिजशीं बोलणाऱ्या परमेश्वराचे 
नांग तिनं आत्ता-एल-रोई (तू. पाहणारा देव ) असें 
- ठेविलें; ती म्हणाली, मला पाहणाराला भी अश्या 
ठिकाणींहि मागून पाहिलें काय? १४ ह्यावरून त्या 
विहिरीचें नांव वैर-ल्हाय-रोई ( मला पाहणाऱ्या जीवंत 
देवाची. विहीर ) असें पडलें; कादेश व बेरेद यांच्या 
दरम्यान ही बिहीर आहे. 


१ अन्राम नव्याण्णव वर्षांचा झाला तेव्हां पर- 
५ (७ मेश्वर त्यात दर्शन देऊन म्हणाला, मी सवेसमर्थ 
देव आहे; तं. माझ्यासमोर आहेस हें मनांत 


"वागवून चाल व सात्विक राहा. २ तुझ्यामाझ्यामध्यें 


मी आपला करार स्थापितों; तुझा मी अपरिमित विस्तार 
करीन. २ तेव्हां अब्रामाने दंडवत घातलें, आणि 
देव त्याजशीं बोलला; तो म्हणाला : ४ पाहा, मीं तर 


तुजशीं करार केलाच “आहे; तं. राष्ट्रसभूहाचा जनक 


होणार. ५ यापुढें तुझे अग्राम हे नांव घेणार नाहींत 
तुझें नांव अब्राहाम असें घेतील, कारण मीं तुला 
राष्ट्रसमूहाचा जनक केळे आहें. ६ मी तुला अत्यंत 
फलसंपन्न करीन; तुजपासून मी राष्ट्रें निर्माण करीन; 
तुजपासून राजे उत्पन्न होतील. » मी तुझा व तुझ्या- 
मार्गे तुझ्य़ा संतानाचा देव . राहीन, असा निरंतरचा 
करार मी तुजशीं आणि तुझ्या पश्चात्‌ तुझ्या संतानाशीं 
पिढ्यानपिढ्या करितों. ८ ह्या कनान देशांत तुं 
उपरी आहेस; हा सगळा देड़ा मी तुला व तुझ्या पश्चात्‌ 
तुझ्या संतानाला कायमचा वतन म्हणून देईन आणि 
मी. त्यांचा देव राहीन. ९ देव. अन्राहमामास आणखी 
म्हणाला, आतां तू आणि तुझ्या पश्चात तुझ्या संततीने 
पिढ्यानपिढ्या माझा करार. पाळावा. १० माझ्यामध्ये 
आणि तूं ब तुझ्या पश्चात तुझी संतति यांच्यामध्यें 
स्थापिठेला सांझा करार जो तुम्ही पाळावयाचा तो हाच 
कीं तुमच्यांतील प्रत्येक पुरुषाची सुंता व्हावी. 
१३ तुम्हीं आपली सुंता करावी; ही माझ्या व तुमच्या- 
मध्यें झालेल्या कराराची खूण होहेलळ. १२ पिढ्यान- 
पिढ्या प्रत्येक पुरुष आठ दिवसांचा झाला कीं त्याची 
सुंता व्हावी, मग तो तुमच्या घरीं जन्मलेला असो 
अथवा परक्यांपासतून पैका. देऊन घेतलेला असो? 
१३ तुझ्या धरीं जन्म पाबलेल्याची व. तू. पैका देऊन 
घेतलेल्याची सुंता अवश्य व्हाबी; म्हणजे ज्याची खूण 


_'१५ हायारेला अब्रामापासून पुत्र झाला; हागारेपोसूद । तुमच्या. देहांत केलेली आहे तो भाझा करार सर्वेकाळ 


षड 


उत्पत्ति 


अ० १७१३३१८३१६ 


हि ॒ााा॒॒ब॒जजजजजजजजबजजजजजबजजयययआब््य्ग्ामययजययबयजजाजआ ०. न्यू. ळे ेेेा.,,)नाकाडा तडा 
राहील. १४ कोणी बेसुंती राहिला, म्हणजे कोणा |सगळेःपुरुष यांचीहि त्याच्याबरोबर सुंता झाली. 


परुषाची सुंता झाली नाहीं, तर त्याचा . स्वजनांतून 

उच्छेद व्हावा; त्यानें माझा फरार मोडिला असें होईल. 
१५ मग' देवाने अब्राहामास सांगितलें, तुझी 

आयको साराय हिला श्यापुढें साराय म्हणावयाचे नाहीं, तर 


तिचें नांव सारा ( राणी ) होईलं. १६ मी तिला धन्य 


करीन, एवढेंच नव्हे तर तिच्या पोटीं तुला. एक पुत्र 
देहन; मी तिला धन्य. करीन, . तिच्यापासून राष्ट्र 
'उद्भवतील, तिच्यापासून राष्ट्रांचे राजे . निपजतील. 
१७ अब्राहामाने दंडवत धातलें. व हसून मनांतल्या 
मनांत म्हटलें, शंभर वर्षांच्या वयांत मला मूल होईल १ 
नव्वद वर्षांची सारा पुत्रवंती होईल £१- १८ अन्रा- 


तो दुपारच्या उनाच्या वेळी डेर्‍्याच्या 

केट. दाराशी बसला असतां परमेश्वराने मम्रेच्या एहोन 
राईत त्याला दर्शन दिलें; २ त्यानें आपली दृष्टि वर 

करून पाहिलें कीं, आपल्यासमोर तीन पुरुष उभे आहेत. 
त्यांस: पाहून त्यानें आपल्या डेऱ्याच्या दारापासून धावत 
सामोरे. जाऊन जमिनीपर्यंत लवून त्यांस नमन केलें; 
३ तो म्हणाला, हे प्रभू, मजवर तुझी कृपाद्टि असेल 
तर ये; तुझ्या दासापासून पुढें जाऊं नको; ४ थोर्डे 
पाणी आणूं द्या; तुम्ही. आपलें पाय धुऊत ह्या झाडा- 
खालीं. टेका; ५ मी थोडी भाकर आंणितों तिचा आपल्या 
जीवास आधार करा, 'मग पुढें जा; यासाठींच तुमचें या 


हाम देवाला म्हणाला, इस्माएल तुझ्यासमोर नांदो आपल्या दासाकडे येणें झालें असावें. ते म्हणाले, तूं 
म्हणजे पुरें. १२ मग देव म्हणाला, नाहीं, नाहीं; तुझी ।म्हणतोस तें कर. ६ तेव्हां अब्राहाम त्वरेने तंबूंत 
बायको सारा हिच्याच पोटीं तुला पुत्र. होईल; तूं |सारेकडे जाऊन म्हणाला, तीन भाषे सपीठ लौकर 
त्याचें नांब इसहाक ठेव; त्यांच्या* पश्चात्‌ त्याच्या संतती- |तयार कर व तें मळून त्याच्या भाकरी कर. ७ अन्रा- 
शी *सर्वकाळ राहावा- असा - करार मी "त्याच्यांशीं | हामाने  गुरांकडे धावते जाऊन' ऐक चांगलें कोवळे 
करीन. २० इद्माएलाविषयीं. म्हणशील तर मीं तुझी वासरू निवडून चाकराकडे दिलें; त्यानें ते तरेन 
विनवणी ऐकली. आहे; पोहा, .मी' त्याचें कल्याण |रांधिले. ८ नंतर :अन्राहामानें लोणी, दूध “वते 
करीन; त्याला सफळ व बहुगुणित करीन; . त्यांच्या. रांधलेळें वासरू हीं आणून' त्यांच्यापुढे ठेविली, आणि ते 
पोटीं, बारा सरदार निपजतील; मी. त्याचें मोठें राष्ट्र जेवीत असतां तो त्यांच्याजवळ झाडांखालीं उभा राहिला. 
'करीन. २९१ पण - पुढल्या वर्षी याच*-चेळीं तुला | : ५ मग ते. त्याला. “म्हणाले, तुझी . बायको . सारा 
सारेच्या .. पोटीं. : इसहाक होईल; -: त्याच्याशींच मी.|कोठें. आहे? तो म्हणाला, ती .पाहा  तंबूंत आहे. 
आपला :करार स्थापीन. २२ मग बोलणे. संपल्यावर | १.० - मग तो म्हणाला, पुढल्या. वसंतक्रतूंत मी तुजकडे 
देवः अन्नाहामाळा सोडून वर गेला. परत येईनच . येईन; पाहा, त्या समयीं तुझी बायको 

२३ तेव्हां अब्राहामानं आपला 'पुत्र इश्माएल, आपल्या सारा पुत्रवती होईल. त्याच्यामागे. डेऱ्याच्या दारीं 
घरीं , जन्मलेले व..बिकत घेतलेले. आपले स्व. दास यांस सारा. हे ऐकत होती. ११ अब्राहाम व सारा हां 
म्हणजे . आपल्या घरच्या सर्व पुरुषांस आणून देवानं ' म्हातारी, वयातीत होती. आणि स्त्रियांच्या रीतीप्रमाणे 
त्यास सांगितलें होतें त्याप्रमाणें त्याच दिवशीं त्यांची संता | सारेला पाळी येण्याचें बंद झालं होतें. १२: तेव्हां सारा 
केली. २४ अन्राहामाची सुंता . झाली तेव्हां तो |दसून मनांत्ल्या सनांत म्हणाली, मी जरठ झालें आहें 
नव्याण्णव. वर्षाचा होता. २५ त्याचा पुत्र इस्माएल |व साझा. 'धनीहि व्रद्ध झाला: आहे, तर मला आतां 
याची सुंता झाली. तेव्हां तो. तेरा वर्षांचा. होता. . ह ' सुख्वातुभवं घडेल' काय ३:-१२ परमेश्वर .अन्राहवामांस 
२६ अनग्नाहाम आणि. त्याचा पुत्र. इर्माएल. यांची एकाच ' म्हणाला, सारा कां हसली २ मी आता अंशी ब्र झालें 
दिवशी संता झाली. २७ आणि त्याच्या घरीं: जन्मलेले . असतां. मला खसेखर . पुत्न होणार काय असें तो 
थ॒परक्यापासून विकत घेतलेले असे त्याच्या : घरचे '|कां 'म्हमाली ! 9४ परमेश्वराला कांही असाध्य 'आहे 

१५ 


अर १८:१८-१९५ - उत्पत्ति 


काय १ वसंतळतु पुनरपि आला म्हणजे मी. नेमिळेल्या | व राख असून प्रभूशीं बोलण्याचा हिय्या करीत आहें; 
समयी. परत येईन तेव्हां सारा. पुत्रवती होईल. | २८ कदाचित्‌ पन्नासांला पांच उणे धार्मिक असले तर 
१५ तेव्हां सारा नाकबूल कहून म्हणाली, मी हसले | पांच उणे म्हणून तूं सर्वे नगराचा नाश करिशील काय! 
_ नाहीं; कारण ती भयभीत 'झाली होती; तो. म्हणाला, | तेव्हां तो म्हणाला, मला तेर्थे पेचेचाळीस आढळले तर 
नाहीं, तूं ह्सलीसच. मी त्याचा नाझ करणार नाहीं. २९ त्यानें आपला आग्रह 
१६ नंतर ते पुरुष तेथून उठून सदोम नंगराकडे | पुढें चालवून पुन: म्हटलें, तेथे कदाचित्‌ चाळीसच आढ- 
तोंडे. करून चालले आणि अब्राहाम त्यांस बोळवीत | ळळे तर £ तो म्हणाला, चाळीस आढळले तर. त्या 
' गेला. १७ परमेश्रर म्हणाला, मी जें करणार तें चाळिसांकरिता तसें. करणार नाहीं. ३० मग तो 
'अन्राहांमापासून लपवू काय £ १८ कारण त्याचें मोठें व म्हणाला, मी बोलतों याचा प्रभूला राग न यावा, तेथें 
-समर्श्र राष्ट्र निश्चये होणार,.- आणि त्याच्या द्वारे प्रथ्वी-| कदाचित्‌ तीसच आढळले तर ? तो म्हणाला, मला तीसच 
खरील सर्व राष्ट्रं धन्य होणार. १९. मीं त्याच्याशीं परिचय़ | आढळले तर मी तसें. करणार नाहीं: ३१ मग तो 
केला. आहे तो. अज्ञासाठीं कीं. त्याने. आपल्या लेंकरांस, | म्हणाला, पाहा, मी प्रभूश्ीं बोलण्याचा हिथ्र्या करीत 
व आपल्या पश्वात्‌ आपल्या घराण्यास परमेश्वराच्या | आहे; तेर्थे वीसच आढळले तर£ तो म्हणाला, वीस 
: मागला. *: लावून न्यायनीतीचें आचरण . करावयाची | आढळले. तर त्या . विसांकरितां मी. त्याचा नाश करणार 
आह्ञा. द्यावी, आणि 'पंरमेश्रर . अत्राहामाबिषयीं. जें | नाहीं. २२ तो म्हणाला, प्रभूला राग न यांवा; मी. आणखी 
-_ बोलला तें त्यास प्राप्त करून द्यावे.. २० मग परमेश्रर | एकदा बोलतों; तेथे दहाच आढळले तर ६ तो म्हणाला, 
: महणाला, सदोम व गमोरा. यांचा बोमाटा फार झाला | दह्य आढळले तर मी त्या दहांकरितां त्याचा नाश करणार. 
आहे. व त्यांचे. पाप फार . भारी आहे, २१ म्हणून | नाहीं. ३२ मग अब्राहामार्शी संभाषण समाप्त होतांच 
त्यांच्या . पातकांचा बोभाटा. माझ्या कानीं आला | परमेश्वर निघून' गेला, आणि अब्राहाम आपल्या स्थानीं 
आहे, तज्लीच त्यांची करणी आहे कीं काय हें. | परत आला. न 





मी. खालीं जातों; तसें .नसेळ तर मला कळून येईल... । -“_ १ भग संघ्याकांळी ते दोघें दूत सदोमास 
२२ तेथून ते पुरुष वळून. सदोमाक्रडें चालते | “१ '९, आले, तेव्हा लोट सदोमाच्या वेशींत. बसला 
' झाले; पण अब्राहाम. तसाच परमेश्वरासमोर उभा होता. होता; त्यांस पाहून लोट. उठून सामोसा गेला, . 


२३ अब्राहाम जवळ जाऊन म्हणाला,-तूं दुर्जनाबंरोबर | आणि भूमीपर्यंत लवून त्यानें. त्यॉस . प्रणाम केला; 
धार्मिकाचाहि संहार खराच करणार काय १. २४ त्या| २ तो त्यांस म्हणाला, पाहा,, महाराज, आपल्या 
नगरांत पन्नास धार्मिक असले तर त्यांचा तूं खास | दासाच्या घरीं येण्याची कृपा करा;. आजची रात्रं रहा. 
संहार करणार. काय? त्याच्यांतल्या पन्नास धार्मिकांसाठीं | पाय खुवा व सकाळीं उठून मागेस्य. व्हा; पण ते 
त्या नगराची तूं ग्य करणार नाहीं काय £ २५ या म्हणाले, नाहीं, आह्यी रात्रभर रस्त्यातच मुक्काम करू; 
प्रकारची कृति तुजपासून दूर राहो. धार्मिकाची आणि . ३ पण त्यानें त्यांस. फोरेच आग्रह केल्यावरून ते 
दुष्टाची सारखीच गति . होडे असा दुजेनाबरोबर सज्ज- | त्यांच्याबरोबर त्याच्या घरी “ गेळे; त्यार्ने त्यांच्यासाठी 
नाचा वध करणें तुजपासून दुर राहो; सवे जगाचा । भोजनं तयार केळे; त्यानें बेखमीर पोळ्या केल्या 
नियेता न्याय करणार नाहीं काय£ २६ परमेश्वर | आणि ते जेवले. ४ ते निजावयास जाण्यापूर्वीच त्यां 
म्हणाला, मला सद्रोम नगरांत पन्नास धार्मिक आढळले | सदोम नगरांतल्या . लोकांनीं, “आंबालब्रद्धांनी चोहोंकहून 
तर त्यांच्याकारणें मी त्या सगळ्या स्थलाची ग्य | येऊन . तें घर वेढिलें. ५. ते लोटास हाक मारून 
करीन. २७:अन्नोहाम म्हणाला, प्राहा, मी केवळ धूळ | म्हणाले, आज रात्रीं तुजकडे आलेले. पुरुष कोठें 
- १६ 


'-अँ> १९४५-२९ 





आहेत ? त्यांनां ब्राहेर आण, म्हणजे आम्ही त्यांशीं. समा- 
गम करू. ६ तेव्हां लोट दाराशी त्यांजकडे गेला व त्यानें 
आपल्यामागून कवाड लावून घेतलें. ७ तो म्हणाला, 
खांधवहो, असलें दुष्कमे करूं नका. ८ पाहा, माझ्या 
दोन मुल आहेत, त्यांनीं अद्यापि पुरुष पाहिलेला नाहीं; 
मी त्यांना तुम्हांकडे ' आणूं काय १ तुमच्या नजरेस येईल 
सर्से त्यांजशीं वर्तन करा, पण ह्या पुरुषांस कांहीं करूं 
नका, कां तर त्यांस आसरा व्हावा म्हणूनच ते माझ्या 
छपराखाली आले आहेत. ९ तेव्हां ते म्हणाले, 
बाजूला सर. हा येथे. थोडे दिवस राहावयास आला तो 
आतां मोठा न्यायाधीश बनला आहे ! तर त्यांच्यापेक्षा 
तुझीच अधिक खवर घेतों. असें म्हणून ते लोटास 
जोरानें ढकलू लागे व कवाड फोडावयास गेले, 
१० तों त्या पुरुषांनी बाहेर हात काढून लोटास आंत 
ओढून कवाड लावून घेतलें, ११ आणि घराच्या दाराशी 
जीं लहानथोर मनुष्ये जमलीं होतीं त्यांस त्यांनी आंधळे 
करून सोडिले; मग तीं दार शोधून शोधून. थकली. 

१२ ते पुरुष लोटास ग्हणाळे, तुझी आणखी 
येथें कोणी. आहेत काय ६ तुझा जांवई, तुझे पुत्र, तुझ्या 


कन्या आणि तुझें दुसरें कोणी या नगरांत असेल 
त्य़ांस या स्थानांतून बाहेर काढ. १३ कारण आम्ही या 
स्थानाचा नाह करणार आहों. या. छोकांचा परमेश्वरा- | 
पुढें फार बोभाटा झाला आहे आणि यां नगराचा नाश : 
परमेश्वराने आम्हास पाठविळें आहे. । जमिनींत उगवलेळें सर्वे काहीं यांचा त्यानें विष्वंस केला; 
१४ तेव्हां लोट बाहेर जाऊन आपल्या कन्यांशीं 
विवाह केलेल्या आपल्या जांवयांस म्हणाला, उठा, या ! 
कारण परमेश्वर या. नगराचा । 


करण्यास 


स्थानातून घाहेर प्रडा, 
नादा करणार आहे: परंतु त्याच्या जांवय़ांस तो केवळ 
बिनोद करोत आहेसे भासले. १५ पहाट होतांच 
दूततांनीं लोटाला पाहे करून म्हटलें, ऊठ, तुझी. बायको 
च येथें असलेल्या तुझ्या .दोन सुली. ग़ांस- घेऊन नीघ, 
नाहीं तर या. नगराच्या पातकांत तूं भस्म. होझील; 
१६ पण तो दिरंगाई करूं लागला, तेव्हां परमेश्वराची 
करुणा त्याजवर. होती म्हणून. त्या पुरुषांनी त्याचा, 
त्याच्या बायक्रोचा आणि त्याच्या .दोघी. कन्यांचा हात 


1-4 
* 





। धरून त्यांस ओढून बाहेर काढिले. आणि 'नगराबाहेर 


आणून सोडिले. १७ त्यांस बाहेर आणिल्यावर- दू 
त्यास'- म्हणाला, आपला जीव घेऊन पळ; मार्गे पाहू 
नको व तळवटींत कोठें थांबू नको; डोंगराकडे पळ 
काढ, नाहीं तर तूं अस्म होशील. १८ तेव्हा छोट 
त्यांस म्हणाला, हे प्रभू, नको ! नको! १९ पाहा, 
ह्या तुझ्या दासावर तुझी कृपादट्रि झाली आहे; माझा 
जीव वांचविला ही तुझी मजवर अपार दया झाली 
आहे; मला डोंगराकडे पळून जाववणार नाहीं; न जाणो, 
मजवर. हें अरिष्ट येऊन मी मरून जाईन. २०. तर 
पाहा, .पळून जाण्यास हें नगर जवळ असून लहान 
आहे; तें किती लहान आहे पाहा; तिक्रडे मला पळून 
जाऊं दे, म्हणजे माझां जीव वांचेल. २१ तेव्हां तो 
त्याला म्हणाला, पाहा, तुझ्या याहि गोटीला मी मान्य 
आहें; तूं म्हणतोस त्या. नगराचा मी नाश करणार नाहीं. 
२२ त्वरा कर, . तिकडे पळून जा; कारण तूं तेथें जाऊन 


"| पोहंचेपर्येत मला कोहीं . करितां येत नाहीं. यावरून 


त्या नगराचें नांव सोअर ( लहान ) असें पडलें. 

२३२ लोट: सोअरांत . जाऊन प्रोहंचतो तों 
पृथ्वीवर. सूर्योदय झाला. २४ . तेव्हां. परमेश्वराने 
सदोम व गमोरा यांवर गंधक व अभि यांचा वर्षाव 
आकाशांवून केला; २५ आणि तीं नगरे आणि ती 
सर्व तळवट, त्या नगरांतळे. सवे रहिवासी आणि तेथें 


२६ पण लोटाची बायको त्याच्यामागून चालली होती 
ती मार्गे पाहत राहिली तों ती. मिठाचा खांब झाली. 
२७ इकडे अन्राहाम मोठ्या पहाटेस. उठून, परमे- 
श्वरापुढें तो उभा राहिला होता त्या ठिकाणी गेला. 
२८ त्यानें सदोम व गमोरा आणि अंवघा तळवटीचा 
प्रदेश .यांजकडे नजर फेकिली तों पाह्म ! त्या प्रदेशांतून 
अव्याच्या घुरासारखा धूर वर चालला होता. 

२९ या प्रकार देवाने त्या तळवटींतील नगरांचा 
नाश केला त्या वेळीं देवाने अत्राहामाची. आठवण 
केली, आणि लोट .राहत होता तेथल्या नगरांचा विध्वंस. 
करितेवेळीं लोटाला त्या प्रल्यांतून बाहेर काढिळें. 


१७ 


अ० १९५३२०-२९०५१५ 


० नंतर लोट आपल्या दोघी कन्यांसहवर्तमान 
सोअरांतून निघून डोंगरावर जाऊन राहिला; त्याला 
सोअरांत राहण्यास भीति वाटली, आणि तो आपल्या 
दोघी कन्यांसहवर्तमान एका गुहेंत राहिला. ३१ एके 
दिवशीं वडील कन्या धाकटीस म्हणाली, आपला बाप 
म्हातारा आहे, आणि जगाच्या रीतीप्रमाणे आपल्याशी 
येण्यास कोणी पुरुष प्रथ्वीवर नाहीं; ३२२ तर चल, 
आपण आपल्या. बापास द्राक्षारस पाजू आणि त्याज- 
पाशीं.. निज; अश्या प्रकारे आपल्या बापाचा वंश 
चालवू. २३ त्यांनीं त्या रात्री आपल्या बापास द्राक्षा- 





रस पाजिला आणि वडील कन्या त्याजपा्शी जाऊन 
निजली; पण ती केव्हां निजली व केव्हां उठली हें | 


त्याला कळलं नाहीं. ३४ मग दुसऱ्या दिवशीं वडील 
धाकटीस म्हणाली, पाहा, काल रात्रीं मी. बापापाशीं 
निजले; तर आज ' रात्रींहि आपण त्याला द्राक्षारस 
पांजं आणि तूं त्याजपाशीं जाऊन नीज; अशा रीतीने 
आपणं . आपल्या बापाचा वंदा चालवू. ३५ त्या 
रात्रींहि . त्यांनीं बापास द्राक्षारस पाजिला: आणि धाकटी 
उठून' जोऊनं त्याजपाशी निजली; पण ती केव्हां निजली 
व केंव्हा. उठली'* हें त्याला कळलें नाही. ३६. या प्रकारें 
लोटांच्या दोंघी कन्या. बापापासून गर्भवती झाल्या. 
३७ वेडींल कन्येस पुत्र झाला, त्याचें नांव मवाब असें 
ठेविलें; ' आजमिंतीला जे मवाबी म्हणून आहेत त्यांचा 
हा मुळपुरूप. २८ धाकटीसाहि पुत्र झाला, त्याचें 
नांव वेनअंम्मी असें ठोंबेळें: आजमितीला जे अंम्मोनी 
म्हणून आहेत त्यांचा हा मूळपुरुष. .. 


१. अत्राहामानं :तैथून दक्षिण प्रांताकडे प्रवास 


. ७ केरून कादेडा व शूर यांच्या दरम्यान मुक्काम 

> क्रेला. आणि कांहीं दिवस गरार येथें वस्ती केली. 
२- आपेली वायको सारा ही आपली बहीण आहे असें 
अब्राहाम सांगूं लागला तेव्हां गराराचा राजा. अबी- 
मलेख यानं माणसें पाठवून सारेला आणविळें. ३. देव 
रात्रीं स्वप्नांत येऊन अबीमंलेखाला म्हणाला, तूं. ही जी 
ख्री हरणं. केंठी आहेस तिजमुळें- तुझा . अंत झालाच 
म्हणून समेजे;-- कॉरण ती. नवर्‍याची : बायको: आहे. 






उत्पत्ति 





४ अबीमलेख कांहीं तिजपाशी गेला नव्हता, म्हणून तो 
म्हणाला, प्रभू, तूं धार्मिक लोकांचाहि संहार करणार 
काय १ ५ ती माझी बहीण आहे असें तो मला म्हणाला 
नाहीं काय १ तसेंच तो माझा भाऊ आहे असें तीहि 
म्हणाली नाहीं काय £ मी सात्यिक मनाने व निर्मळ. 
हातांनी हें केलें आहे. ६ देवार्ने त्याला स्व्ञांत म्हटलें, 
तूं सात्विक मनानें हें केलें हें मलाहि ठाऊक आहे, आणि 
मजविरुद्ध तुजकहून पाप घई नये म्हणून.मीं तुला 
आवरिलेंहि; यास्तव मीं तुला तिला स्पर्श करूं दिला 
नाहीं. ७ आतां त्या मनुष्याची बायको त्याला परत दे, 
कां कीं तो संदेश आहे; तो तुजसाठी प्राथना करील 
आणि तूं वांचशीलळ; पण जर तूं तिला परत दिले नाहीं, 
तर तू व तुझें सर्वस्व यांचा खास अंत होईल हें जाण. 

८ 'मग अबीमलेखानें मोठ्या पहाटेस उठून 
आपल्या सवे सेवकांस बोलावून या सवे गोष्टी 
त्यांना ऐकबिल्या; तेव्हां ती माणसें फार घाबरली. 
९ अबीमलेखानें अन्रादडवामास बोलावून आणून 
म्हटलें, तूं .आम्हांला हे काय केळें ? मीं तुझा असा 
, कोणता. अपरांध केला कीं तूं मजवर व माह्या 
राज्यावर असें महापातक आणिलें १ करूं नये अर्से 
वर्तन तूं मजशीं केलें. १० अबीमलेख अन्राहामास 
आणखी म्हणाला, तू काय पाहून ही गोष्ट केली £ 
११ अब्राहाम म्हणाला, या ठिकाणीं देवाचें भय अगदीं 
नाहीं, म्हणून हे लोक माझ्या बायकोसाठी माझा घात 
करितील असें मळा वाटलं. १२ शिवाय ती खरोखर 
माझी बहीण लागते, म्हणजे ती माझ्या बापाची कन्या; 
पण माझ्या आईची ती कन्या नव्हे म्हणून ती माझी 
बायको झाली. १३ देवाने मला माझ्या बापाचें 'घधर 
सोडून भ्रमण करावयास लाविलें तेव्हां मी तिला 
म्हणालो, मजवर एवढी कृपा कर क्ली. आपण जिकडे 
जाऊं तिकडे हा. माझा भाऊ आहे असें सांग, १४ मज 
अबीमलेखाने मेंढरे, बैल, दास व दासी हीं. आणून 
अन्रांहामास. दिलीं आणि त्याची बायको साराहि 
त्याची त्याला घरत दिली. 4५ अबीमलेख म्हणाला, 
पाहा, माझा” देश तुला मोकळां आहे; तुला बाटेल तेथें 
ष्ट 


उत्पत्ति 


अ० २०५१५-५११५२५ 





राहा. १६ तो सारेला म्हणाला, पाहा, मी तुझ्या 
भावास स्प्यांच्या हजार मुद्रा देत आहे; त्यांच्या 
आगे. तुझ्यावरोबररच्या सगळ्या लोकांची डोळेझाक 
होडेल. या प्रकारें सर्वांसमोर तुझा उजळ माथा झाला 
आहे. १७ मग अब्राहामाने देवाची प्रार्थना केली, 
तेव्हां देवाने अबीमलेख, त्याची बायको व त्याच्या 
दासी यांस बरें केळे, आणि त्यांस मुलें होऊं लागलीं. 
१८ कारण अब्राहामाची बायको सारा हिजसुळें परमे- 
श्वरानं अबीमळेखाच्या धराण्यांतल्या सवे स्रियांचे 
गर्भाहाय अगदीं बंद केले. होते. 
१ यानंतर परमेश्वराने आपल्या . म्हणण्या- 
२२ प्रमाणे सारेवर अनुप्रह केला. आणि तिला 
दिलेळं वचन पुरें केलें. २ सारा गर्भवती 
झाली; देवाने सांगितलेल्या 
म्हातारपणीं. तिजपासून पुत्र झाला. ३ अब्राहामाला 
सारेपासून पुत्र झाला त्याचें नांव त्याने इसहाक ठेविले. 


४ अन्नाहामानें आपला पुत्र इसहाक आठ दिवसांचा. 


झाला तेव्हां देवाच्या आज्ञेप्रमाणे त्याची सुंता केली. 
७ इसहाक झाला तेव्हां अत्राह्माम शंभर वर्षांचा होता. 
६ सारा म्हणाली, देवाने मला हसविलें आहे; जो 
कोणी हें ऐकेल तो माझ्याबरोबर हसेल. ७ ती आणखी 
म्हणाली, सारा मुलांस स्तन पाजील असें .अब्राहामास 
कोण .म्हणाला असता १ पाहा, त्याच्या. म्हातारपणी 
मजपासून त्याला पुत्र झाला आहे! 

८ तो बाळ मोठा झाला तेव्हां त्याची थानमोड केली; 
इसहाकाची थानमोड झाली लेव्हां अन्नाहामानें मोठी 
मेजबानी दिली. .९ हांगार मिसरिणीस अन्राहामा- 
पासून झालेल्या पुत्राला खिदळतांना सारेने पाहिलें. 
१० तेव्हां ती अन्राह्ममास म्हणाली, या दासीस व 
हिच्या पुत्रास घालवून व्या; 'माझा! पुंत्र इसहाक याज- 
बरोबर या दासीचा पुंत्र वारस नसावा. ११ अब्रा- 
हामास आपल्या पुत्रास्तव ही गोष्ट. फार वाहेट वाटली. 
१२ तेव्हां देव अब्राहामास म्हणाला, तुझा पुत्र व 
तुझी दासी यांकरितां तुला ही गोष्ट वाईट न वाटावी; 
_ सारा तुला जें कांहीं, सांगते ते सगळें ऐक; कारण 


समयीं अन्राहामाला । 


तुह्या वंशाचे नांव इसहाकच चालविणार. १३२ या 
दासीच्या पुत्रापासूनहि मी एक राष्ट्र निमोण करीन; 
कारणं तो तुझें बीज आहे. १४ नंतर अब्राहममार्ने . 
मोठ्या. पहाटेस उठून भाकरी व॒ पाण्याची मसक 
आणून हागारेच्या खांद्यावर ठेविली आणि तिचा युख्गा 
तिच्या हवाली करून तिला रवाना केलें; ती निघून 
वैर-शेबाच्या अरण्यांत भटकत राहिली. १५ मसर्के- 
तील पाणी संपल्यावर तिनें ते मूळ एका झुढ्पा- 


र) 


दूर॒जाऊन त्याच्याकडे तोंड करून वसली; 

म्हणाली, मीं आपल्या मुलाचा खत्यु डोळ्यानी 

आणि ती. त्याच्याकडे तोंड करून बसून हं 
दीन 


वैर 
ड़ 


डं 
1 


देवाच्या वूतानें ' आकाशांतून हाक मारून 
म्हटलें, हागारे; तूं. कष्टी कां? मिऊं नको, 
आहे. तेथून देवाने त्याची दीन वाणी 
१८ ऊठ, मुलास उचेळन. आपल्या घट 
त्याच्यापासून मोठें राष्ट्र निमाण होईल असें मी 
१९ मग देवाने तिचे ढोळे उघडिले व पाण्याचा झरा. 
तिच्या दृष्टीस पडला; तेव्हां तिर्ने जाऊन मसकेंत पाणी 
भरिळें व मुलास पाजिलें. २० देव त्या मुलाचा पाठि- 


र 
झट 
अ ह 


वर 


कांहीं तूं करितोस त्यांत देव तुझ्याबरोबर आहे. २२ तर 
तू मला आतां. येथें देवाच्या शपथेवर असें सांग कीं मी 


तुजशो, तुझ्या पुत्रपौत्रांशी कपट करणार नाहीं, आणि 


जक्ली तू मजवर कृपा केली तज्ी मी तुजवर व ज्या 
देशांत मी उपरी होऊन राहिलो आहें त्यार्‍ह्या 
देशावर कृपा करीन. २४ अब्राहाम म्हणाला, 
बरें, अशी शपथ मी वाहतो. २५ मग, अषी- 
मळेखात्च्या चाकरांनीं पाण्याची एक विहीर जुल्मानें 


१९. 


भ० २१५२५-२९२५१७ 


उत्पि 





हस्तगत केली होती त्याबद्दल अब्राहामाने. अबी- | पलीकडे जातो. आणि देवाची उपासना करून परत 
मेखाला दोष लाषिला. २९६ अबीमलेख म्हणाला, । येतो. ६ तेव्हां अब्राहामाने होमाची लाकडे घेऊन 


हें कोणी केलें हें मळा ठाऊक नाहीं; तूं मला हें कर्धी: 


सांगितलें नव्हतें; आणि मीहि हें ऐकलें नव्ह्ते, आजच 
ऐकले. २७ मग अब्राहामाने मेंढरे व बैठ 


हामास म्हणाला, तू. हीं सात कोकरे वेगळी काढून 
ठेविलीं ती कशाला? .3० तो म्हणाला,, तू. हीं सात 
कोकरे माझ्या हातून घ्यावी, म्हणजे 
खगिली. आहे. असें. माझ्या तर्फेचे 


याच्या सामानें प्रार्थना केली. शड $4 
पलिष्ट्यांच्या देशांत बहुत काळ उपरी म्हणून राहिला. 
१ था गोष्टी धडल्यावर असें झालें कीं 


र्र देवाने. अब्राहमामास कसोटीस लाविलें; त्याने 


“ अन्राहामा, अशी हाक मारिली, तेव्हां अब्राहाम 
म्हणाला, काय आज्ञा ६ २ देव म्हणाला;:. तुझा पुत्र, 
तुझा एकुलता एक प्रिय पुत्र इसहाक यास घेऊन. मोरिया 
देशांत जा आणि. मी तुला सांगेन त्या डोंगरावर 
त्याचें होमार्पण कर. ३. तेव्हां अब्राहामाने मोठ्या 
पहाटेस उठून आपल्या गाढवावर खोगीर घातलें 
आपल्याबरोबर दोघे सेवक. व. आपला पुत्र. इसहाक 
यांस घेतलें, आणि होमापणासाठीं लाकडे फोडून घेतलीं. 
जग. देवाने सांगितलेल्या ठिकाणीं तो निघून गेला. 


. ४ तिसरे दिवशीं. अब्राहामाने डोळे वर करून ती 


जागा दुरून पाहिली. ५ अब्राहाम आपल्या. चाकरांस 
म्हणाला, येथें. गाढवापाशीं राहा, . मुलगा व मी 


आपला पुत्र इसहाक याच्या पाठीवर ठेविली आणि 
आपल्या हातीं विस्तव व सुरा घेतला, आणि ते दोघे 
बरोबर चाळले. ७ तेव्हा. . इसहाकाने आपला बाप 
अब्राहाम यास म्हटलें, बाबा! आणि तो म्हणाला, 
काय म्हणतोस बाळा? त्याने. म्हटलें, पाहा, 


- | विस्तव दे लाकडे आहेत. पण होमबलीसाठीं कोक 


कोठें आहे? ८ त्यास . अत्राहाम म्हणाला, बाळा, देवं 
स्वतः होमबलीसाठीं कोकरू पाहून देईल; आणि ते 
दोघे बरोबर बालले. 

९ देवार्ने त्याला सांगितलेल्या जागीं ते आले तेव्हां 


:। अनराहामार्ने तेथे वेदी उभारिली, तिजवर लाकडे रचिली 


आणि आपला पुत्र इसहाक मास. बांधून बेदीवरच्या 
लाकढांवर ठेविलें. १० मग अब्राहामाने आपला पुत्र 


| बधण्यासाठीं हात पुढे, करून सुरा. घेतला. ११ तेव्हां 
, । परमेश्वराच्या दूतानें त्यास आकाशांतून हाक मारून म्हटलें, 


अब्राहममा ! अब्राहामा! तो म्हणाला, काय आहा? १२ 
मग तो बोलला, तूं सुलावर आपला हात चालवू नको, 
त्याला कांहीं करूं नको; कारण तूं आपल्या. पुत्रास, आपल्या 
एकुलत्या एका पुत्रासहि मला आपिंण्यास मागेपुढे 
पाहिलें माही, यावरून तू॑ठेचाला भिऊन चालणारा 
आहेस हॅ मला दिसून आलें. १३ तेव्हां अब्राहामार्ने डोळे 
वर करून पाहिलें तो. आपल्यामागे झुडपांत रिंग गुंतलेला 
एक एडका त्यास दिसला; मग अब्राहामाने तो घेऊन 
आपल्या पुत्राच्या ऐवजीं अपेण केला. १४ आणि 
अब्राहामार्ने त्या स्थानाचे नांव याव्हे-यिरे ( परमेश्वर पाहून 
देईल.) असें ठेविलें; त्यावरून परमेश्वराच्या गिरीवर पाहून 
देण्यांत येईल असें आजवर बोलतात. 

१५ परमेश्वराच्या दूतानें आकाशांतून अब्राहामाला 
दुसर्‍याने हाक - मारून . :म्हटलें,.. :१६ परनेश्वर 
म्हणतो, मी... आपली . शपथ . वाहून. सांग्तो. की 
तै. हे कृत्य केलें; आपल्या पुत्रास, आपल्या 
एकुलत्या एका पुत्रास मळा अर्पिण्यास तं मागेपुढे 
पाहिलें नाहीं; १७ यास्तव मी तुझें कल्याण करीनच 


उत्पत्ति । अ० २२५१०-रे४३ . 


. य वृद्धि वृद्धि कशन तुझी संतति आकादांतील | पाशी: रदबदली करा कीं ९ त्याच्या शेताच्या. सीमेच्या 
ताऱ्यांश्‍तकी, सयुद्रतीरींच्या वाढूहतकी होईल असें | आंत. असछेली त्याची मकपेला नांवाची गुहा - आहे; 
करीन; तुझी संतति आपल्या. रात्ूंची नगरे हस्तगत । ती त्यानें तुमच्यामध्ये माझ्या . मालकीचे. कवरस्तान 
करील; १८ तूं माझा शब्द ऐकला म्हणून पएथ्वीवरची । व्हार्दे म्हणून पुरी किंमत घेऊन मला द्यावी. १०. एझ़ोन 
सवे. राष्ट्रे. तुझ्या. संततीच्याद्वारे अभीष्ट पावतील. | हित्ती हा हेथोंमध्यें बसलेला होता, तो हेयींच्या: समक्ष, 
१९ भग. अब्राहाम आपल्या. चाकरांकडे परत आला, | त्याच्या गांवच्या वेशींतून जाणाऱ्यायेणाऱ्या : सर्वांसमक्ष; . 
आणि ते: उठून त्याजबरोबर वैर-शेबा येथें गेळे; आणि । अब्राहामास म्हणाला, ११. त्वामी, नाही, -. माहे: 
अन्राहाम बैर-झेवा येथे राहिला. ऐका: ते झेत आणि त्यांत असलेली गुहा ही माश्‍या. 
२० या गोष्टी घडल्यानंतर कोणीं येऊन । भाऊबंदांसमक्ष मी आपणाला देतों, तेथें आपल्या मयतास 
अन्राहामास सांगितलें, पाहा, तुझा माऊ नाहोर यास । माती दा. १२ तेव्हां अन्राहामाने. त्या देशय्या रोकांस 
मिल्केच्या पोटीं. पुत्नसंतति झाली आहे. २१ ऊस हा । नमन केलें, १३ आणि त्या. देडाच्या लोकांसमक्ष . तो 
श्याचा ज्येष्ठ पुत्र, त्याचा भाऊ बूज व अरामाचा पूर्वज । एफ़ोनास म्हणाला, माझें .. एवढें अवश्य ऐक: मी 
कमुवेल, २२ आणि केसद, हजो, पिलदाश, यिदलाप । शेताचा पैका देतों 'तो मजकहून घे म्हणजे मी आपल्या 
ब॒अथुवेल. २३ बथुवेलासं रिषका झाली; अब्राहामाचा. | मयतास तेथें मूठमाती. देडेन. . १४ एफोमानें 
भाळ नाहोर याला मिल्केच्या -पोटीं हे आठ पुश्न झाले; । अन्राहामास. उत्तर केलें, १५ . स्वामी, माझें ऐका: 
२४ आणि त्याची उपपत्नी रेऊमा 'हिळा तेबाह, ! ही अवघी चारशे शेकेल रपे किंमतीची जमीम, तिथे 
गहाम, तहश व माका हीं मुलें शाली. काय मोठे आपण आपल्या मयतोस मूठमाती. द्या. १६ 
१ सारा एकशेसत्तावीस वर्ष जगली; एवढेंच । अन्राहामार्ने. एफोनाचं म्हणणें कबूल करून हेथींच्या देखत 
२९३ तिचे आयुष्य होतें. २ सारा हीं कनान देशांतील । सांगितला होता तेवढा . पैका. म्हणजे चलनी चारशें 
कि्योथ-आरबा ( तेंच हेत्रोन ) येथें खत्यु पावली, | शेकेल रुपें त्यास तोळून दिलें. 

आणि - अब्राहाम तिजसाठीं. शोक. व. बिलाप .करण्यास | १७. याप्रमाणें एफ़्रोनाचें शेत जें. मभ्नेच्यासमोर 
वेथे आला. ३ अब्राहाम आपल्या. मयताजवळूनं । मकपेलांत.होतें ते व त्यांतील गुहा, आणि ज्षेतांतील- आणि 
उठून हेथींस म्हणाला, ४ मी. तुमच्यामध्ये उपरी व. | “चतुःसीमांतील - सर्व झार्डेझुडें .१८. हेथींसमक्ष, . वेशींतून 
वरदेसी आहें; माझ्या मालकीचे कबरस्तान तुमच्या- । जाणाऱ्यायेणाऱ्या सर्वांसमक्ष, अन्राहामाच्या कबजांतं पूर्ण- 
अ्रध्ये असावें म्हणून मला जागा द्या, म्हणजे मी आपल्या | पर्णे आलीं. १९ नंतर अब्राहामातें आपली बायको सारा 
मक्‍तास दृष्टीआड करीन. ५ तेव्हां हेथी अजाहामास | हिला कनान देशांतले मधले (तेंच हेबरोन ) ग्रासमोर 
म्हणाळे, ६ स्वामी, आमचें ऐका; आमच्यामध्ये आपण । मकपेलाच्या शेतांतीळ गुहेंत पुरिलें; २० आणि 
देवाचे एक सरदार आहां; भापण आमच्या वाटेल त्या | तें . शेत गुहेसहित वंशपरंपरा कबरस्तान व्हावें. न्टणून 
अडग्यांत आपल्या मयतास . मूठमाती द्या; आपल्या । हेथींकडहून अब्राहामास प्राप्त झाले... 
असतास मूठमाती देण्यासाठी आपलें खासगीचें थढगें १ .अन्राहाम आतां वयोक्द होऊन अगदीं 
देतमांस आमच्यातला कोणीहि अनमान करणार नाहीं. । ११९४ जास्त. झाता; परमेश्वराने अजाहामार्चे सर्ब 
७. तेव्हां अब्राहामाने उठून त्या देशच्या लोकांस बाक्‍तींत अभीष्ट केलें होते. २ अत्राहामाच्या 
मणजे हेथींस नमन केलें. ८ तो त्यांस म्हणाला, मीं । सवेस्वाचा कारभार .पाहणारा. एक म्हातारा सेवक होता, 
झापल्या मयतास दृष्टीआड करावें अश्ी तुमची इच्छा | त्याला त्यानें म्हटलें, तू आपला हात माझ्या मांडीखाली 
असस्यास माझें म्हणणे ऐका: एंफोन बिन सोहर याज- | ठेव. २ मी तुला परमेश्वराची, आकाश व. प्रथ्वी यांच्या 

















२१ 


भ% २४:१-२९ 


उत्पत्ति 





देवाची .सपथ घाढून सांगतों कीं ज्या कनानी लोकांत 
मी. राहत: आहें त्यांच्या कन्यांतली . कोणी माझ्या पुत्रास 
नवरी पाहूं नको: ४ तर माझ्या देशीं माझ्या आप्तांकडे 
जा आणि तेथून माझा पुत्र इसहाक याच्यासाठी नवरी 
पाहून आण. ५ त्याचा सेवक त्याला म्हणाला, यदा- 
कदाचित्‌. वधू मजबरोबंर या देशांत येण्यास कबूल 
झाली नाहीं तर ज्या देशांतून त. आलास त्यांत परत 
तुझ्या पुत्रास मीं घेऊन जावें काय £ ६ तेव्हां अत्राहाम 
सत्यास म्हणाला, ' खबरदार, माझ्या पुत्रास तिकडे 
न्यावयाचें नांही. ७ स्वर्गींच्या ज्या परमेश्वर देवाने मला 
माझ्या बापाच्या ' घरांतून, माझ्या  जन्मभूमींतून 
आणिळें आणि मला ' शपथप्रूवेक सांगितलें कीं 
हा देश मी तुझ्या संततीला देईन, 'तो देव आपला दूत 
पाठवील, तो तुझ्या अग्रभागी चालेल, आणि तूं तेथूनच 
माझ्या पुत्रासाठी नवरी आणं. ८ पण ती वधू 
तुजबरोबर येण्यास कबूल झाली नाहीं तर तूंर्‍या माझ्या 
झपथेंतून मोंकळा होशील; मात्र माझ्या पुत्रास पुनरपि 
तिकडे नेऊं नको. ९ तेव्हां त्या सेबंकाने आपला 
:थनी अन्राहाम याच्या मांडीखाली हात ठेवून त्याप्रमाणें 
शापंथ वाहिली. १० मग तो सेवक आपल्या धन्याच्या 
'उंटांपैकी दहा उंट घेऊन निघाला; त्याच्या धन्याची सर्व 
मालमत्ता त्यांच्या - हातीं होती; तो. अराम-नहराहेम 
९ भेसोपटेम्या ) यांतील नाहोर नगरांत गेला. ११ संघ्या- 
काळीं श्रिया पाणी भरण्यास बाहेर निघतात त्या सुमारास 
त्यानें नगराबाहेरील विहिरीजवळ आपले उंट बंसविले, 
१२ आणि तो बोलला, हे परमेश्वरा, माझा धनी अन्रा- 
हाम याच्या देवा, तूं आज ळृपा करून माझी का्येसिद्धि 
कर; भाझा धनी अब्राहाम याजवर प्रसाद कर. १३ पाहा, . 
भी या पाण्याच्या विहिरीपा्ही उभा आहें, आणि नगर- 
चासी कन्या पाणी भरावयास बाहेर येत आहेत. १४ तर 
असें घडून येऊं दे की ज्या मुलीस मी म्हणेन, मला पाणी 
पाजण्यासाठी आपली धागर उतर, आणि ती मला म्हणेल, 
: तूं पी आणि तुझ्या. उंटांसहि मी पाजितें, तीच तुझा 
सेवक इसहाक याच्यासाठी, तू नेमिळेली. असो; यावरून 
मरा कळेल की तूं माझ्या धम्यावर प्रसाद केला आहे.. . 


१५ त्याचें बोलणें संपले नाहीं तोंच अब्राहामाचा 
बंधु नाहोर याची बायको मिल्का हिचा पुत्र बथुवेल 
यास झालेली रिबंका खांद्यावर घागर घेऊन 'पुढें 
आली. १६ ही मुलगी दिसावयाला फार सुंदर 
होती; ती कुमारी होती; तिनें पुरुष पाहिला नव्हता; 
ती विहिरींत उतरली व घागर भरून वर आली. 
१७ तेव्हां तो सेवक धावत जाऊन तिला गांठून 
म्हणाला, तुझ्या घागरींतळें थोडे पाणी मला पाज. 
१८ ती म्हणाली, पी, बाबा; आणि तिनें ताबडतोब 
आपल्या हातावर धागर उतरून त्याला पाणी पाजिलें. 
१९ त्याल पुरें इतके पाणी "पार्जिल्यावर ती म्हणाली 
मी तुझ्य़ा उंटांसाठी पाणी आणून त्यांस पुरें इतके 
पाजितें. २० मग तिनें त्वरा करून घागर डोणींत 
स्विविली व पुनः पाणी आणावयास ती बिहिरीकडे . 
घावत गेली; असें तिनें सवे उंटांस पुरें इतकें 
पाणी पाजिलें.” २१ तेव्हां तो मनुष्य अचंबा करून 
तिजकडे पाहत राहिला; परमेश्वराने आपला प्रवास 
सफळ केला किंवा कसें याचा बिचार करीत तो 
स्तब्ध राहिला. २२ उंटांचें पाणी पिर्णे झाल्यावर 
त्या मनुष्यानें अधी शेकेल भार सोन्याची एक नथ व 
तिच्या हातांत घालण्यासाठी दहा शेकेल भार सोन्याच्या 
दोन बांगल्या काढिल्या, २३ आणि तो म्हणाला, तूं 
कोणाची कन्या आहेस हें मला सांग; तुझ्य़ा बापाच्या 
घरीं आम्हांस उतरावयाला जागा आहे काय? २४ ती 
त्यास म्हणाली, मिल्केच्या .पोटीं नाहोरास झालेल्या 
बथुवेलाची मी कन्या. २५ ती आणखी त्यास म्हणाली, 
आमच्या येथें पेंढा व वैरण हवी तितकी आहे, आणि 
उतरावयास जागाहि आहे. २६ तेव्हां त्या मनुष्यानें 
नमून परमेश्वराचे ह्लवन केलें. २७ तो म्हणाला, माझा. 
धनी अब्राहाम याचा देव परमेश्वर धन्य आहे; त्यानें 
माझ्या धन्यावर दया करण्याचें व त्याजशीं सत्यतेनैं 
वतेण्याचें सोडिले नाहीं; परमेश्वराने मला नीट वाट 
दाखवून माझ्या धन्याच्या भावाच्या घरीं पोंचबिलें आहे. 
२८ तेव्हां त्या मुलीने धावत जाऊन आपल्या. आईच्या 
घरच्यांस ही हक्रीकत कळविली. २९ रिवकेल्ल शंक 


र्र 





होता,. त्याचें नांव लाबान असें होतें; तो विहिरी- 


था त्या मनुष्याकडें धावतं गेला. . ३० त्यानें नथ 
चय. आपल्या चहिणीच्या हातांतल्या. बांगळ्या पाहिल्या 
आणि, मला तो मनुष्य असें असें म्हणाला, हे रिबकेच्या 


तोंडचे शब्द ऐकले, तेव्हां, तो त्या मनुष्याकडे आला. 


.. आणि पाहतो तों. उंटांपार्शी विहिरीजवळ तो उभा 
आहे. ३१ तेव्हां . त्यानें म्हटलें, परमेश्वराचा प्रसाद 
थावलेल्या, आंत ये; बाहेर कां उमा आहेस? मीं 
तुत्त्यासाठीं घर व तुझ्या उंटांसाठीं जागा तयार केली 
आहे. ३२ मग तो मनुष्य घरांत आला; आणि लाबानानें 
उंटांच्या कंडाळी सोडून त्यांस पॅंढावैरण दिली, आणि 
त्यास व त्याच्या बरोबरच्यांस. पाय धुण्यास पाणी दिलें. 
३३ त्याच्यापुढे अन्न वाढिलें तेव्हां तो म्हणाला, 
म. आपटले येण्याचें प्रयोजन सांगण्याच्या आधीं जेव- 
शार नाहीं. तेव्हा. त्यार्ने म्हटटे, सांग. ३१४ तो 
म्हणाला, मी. अब्राहामाया सेवक आहें. ३५ परमे- 
श्वरानें माझ्या धन्याचे फार कल्याण केलें आहे; तो 
थोर झाला आहे; त्यानें त्याला गुरें, मेंढरे, सोनें, रपे, 
दासदासी, उंट व गाढवे हीं दिलीं आहेत. २३६ माझ्या 
धन्याची बाय़को सारा हिला षृद्धापकाळीं त्याजपासून 
पुत्र झाला, त्याला त्याने आपलें सर्वस्व दिलें. आहे. 
३७ आणि माझ्या धन्यानें मला शपथ घाळून सांगितलें 


नको; ३८ तर माझ्या बापाच्या धरीं माझ्या आप्तांकडे 
जा. आणि तेथून . माझ्या. पुत्रास नवरी पाहून आण. 
२३९ तेव्हां मी. आपल्या धन्यास म्हटलें, वघू मजबरोबर 


अ ₹४>२९--५२३ 


-->>>:>>>>>>>> 





अरमेश्वरा, मी. जो प्रवास केला आहे. तो सफळ. 
करणार असलास तरं ४२ पाहा, सी या 
विहिरीपाशीं उभा आहे; तर असें घहून 
पाणी भरण्यास जी मुलगी येईल: सनी 
तुझ्या. घागरींतळें थोडे. पाणी. मला पाज; ४४ 
ती मला म्हणेल, तूं पी व मी तुझ्या 'उंड्रॉसहि पाणी 
आणिते; तीच. खत्री परमेश्वराने माझ्या. धन्याच्या पुत्रा- 
साठीं नेमिळेली आहे असें ठरोे.. ४५ माझ्या. मनां- 
तल्या मनांत हे बोलणें संपले. नाहीं. तोंच रिधका 
खांद्यावर घागर घेऊन तेथें आली. आणि तिनें. विहिरीत 
उतरून पाणी भरिलें; मग मी. तिला - म्हणालो, 
मला थोडें. पाणी पाज. ४६ तिने लागलीच आपल्या 
हातावर ' घागर उतरून म्हटलें, तूं पी. वः तुझ्या उंटां 
सहि मी. पाजितें: तेव्हां मी पाणी प्यालो व . तिने 
उंटांसहि पाणी पाजिलें. ४७ मग मीं तिणे विचारिले, 
तूं. कोणाची कन्या १ ती म्हणाली, नाहोरापासून मिल्केस . 
झालेल्या बथुवेलाची. मी. कन्या; तेव्हा मीं तिच्या. 
नाकांत नथ . व .हातांत बांगड्या घातल्या. ४८. सीं 
मस्तक लववून परमेश्वरास नमन. केलें आणि . माझ्या 
धन्याच्या भावाची कन्या त्याच्या. पुत्रासाठी न्यावी 
म्हणून माझा घनी अब्राहाम. याचा देव परमेश्वर यावें 
मला. नीट वाट दाखबिली म्हणून मीं त्याचें स्तवन. केलें: 

४९... तर आतां माझ्या धन्याशीं स्नेहाचा ब सत्याचा. 
न्यद्रह्ार करणारः असलं तर तसें .सांगो, . नसल्यास तसें 
सांगा; म्हणजे भी उजवीडावी वाट धरीन: 

_ ५० यांवर रावान,च बथुवेठ यांनीं उत्तर केलें, ही 
ग्रो्ट॒ परमेश्वराकहून आली . आहे; तुला आमच्यानें 
. सरॅवाईेट... कांही. बोलवत . नाहीं. ५१ पाहा, रिबका 
भसाणेःतीहुश्ये पन्काच्या एत्राची:बायको होऊं दे: 

"२ : खंदाहामाच्या:-सेवकाने: ऱ्यांचे. हे शब्द : ऐकळे 
तेन्हा त्याने भूमीपर्मद: ळवस>परमेथेरल्स सजन केलें. 
५३ मंगःःत्यॉ सेवकाने सोन्या रुध्याचे दागिने व वले 
र्ड 


अर २७ः५३-२५१८ 


काढून रिबकेला दिलीं आणि तिचा भाऊ व तिची 
आई यांस बहुमोल चिजा दिल्या. ५४ मग त्यानें व 
त्यांच्या बरोबरच्या मनुष्यांनीं खार्णेपिणें करून ती रात्र 
तेथे घालविली; सकाळीं उठल्यावर तो म्हणाला, 
माझ्या धंन्याकडे जावयाला मला निरोप द्या. ५५ हें 
ऐकून तिचा 'भाऊ व आई हीं म्हणाली, मुलीला 
आमच्याजवळ थोडे दिवस, निदान दहा दिवस, राहूं दया; 
मग ती. येईल; ५६ पण तो त्यांना म्हणाला, परमेश्वराने; 
माझा प्रवास सफळ केला आहे, तर मला ठेवून घेऊं 
नका; मला निरोप द्या, मला आपल्या धन्याकडे जाऊं 
द्या. ५७ तेव्हां ते म्हणाले, आम्ही सुलीस बोलावून ती 
काय म्हणते तें विचारू. ५८ त्यांनीं रिषकेस बोलावून 
विचारिले, दू. या . मनुष्याबरोबर जातेस काय£ ती 
म्हणाली, जाते. ५९. मग त्यांनी आपली बहीण रिबका, 
तिची दाई, अन्राह्यामाचा सेवक व त्याचीं माणसें. यांची 
रवानगी केलीं. ६ त्यांनीं. रिबकेला आश्रीर्वाद 


देऊन म्हटलें, बाईंगे, तूं सहत्लांवधींची, लक्कावधींची ' 


' जननी हो, व तुझी संतति आपल्या वैर्‍्यांच्या 
नगरांची सत्ता पावो. ६१ मग रिबका व तिच्या संख्या 
उठल्या आणि उंटावर बसून त्या मनुष्याच्या भागून 
गेल्या; याप्रमाणे तो रिबकेस घेऊन गेला. 
“६२९ हृकंडे इसहाक लहाय-रोई विहिरीकडून आला 
होता; तो दक्षिण प्रांती राहत असे. ६ ३ इसद्दांक हा संध्या- 
काळच्या वेळीं घ्यान्‌ करावयास रानांत गेला असतां त्यानें 
नॅजर वर करून पाहिलें तों त्याला उंट येतांना. दिसले. 
६४ रिबकेने डोळे वर करून इसहाकाला पाहिलें तेव्हां 
, ती उंटावरून उतरली. ६५ तिने त्या सेवकास विचा- 
रिले, हा रांनांत आपणांस सामोरा येत आहे.तो कोण १ 
सेवक म्हणाला, हा माझा घनी; तेव्हां. तिर्ने बुरखा 
घेऊन आपलें अंग झाकिलें. ६६ मंग आपणे कार्य: काय 
केलें तें सर्घ त्या सेवकाने इसंहाकास सांगितळें. ६8 :मॅथ 
इसहाकानें तिला आपलीं आडे सारा हिच्या/ डेऱ्यांत 
आणिलें; त्याने रिबकेंचा अंगीक्रार केला कॅःती त्याची 
पत्नी झाली, आणि- तिच्यावर त्याचें प्रेम होतें; आणि 
आपल्या. आईेच्य़ा पश्चात्‌ इसह्यक सांत्वन पावला... 


१ अन्राहामानें दुसरी बायको केली, तिर्चे 
२५९ नांब कटरा. २ त्याला तिच्या पोटीं जिब्रान, 
यक्षान, मदान, मिद्यान, इर्बाक व शुह॒ हे पत्र 
झाले. ३ यक्षानास शबा व ददान हे झाले; आणि 
ददानाचे पुत्र अश्छरी, लट्झी व लऊमी हे होते. 
४ मिद्यानाचे पुत्र एफा, एफर, हनोख, अबीदा व 
एल्दा हे होते. हा सर्वे कट्रेचा वंश. ५ अब्राहामार्ने 
आपलें सवेस्व इसहाका7 दिलें. ६ आणि अब्राहामाच्या 
उपपत्नी होत्या त्यांच्या पुत्रांस त्यानें देणम्या देऊन 
आपल्या हय़ातींतच आपला पुन्न इसहाक याजपासून 
वेगळें करून पूर्वेकडे, पूर्वे देशीं लावून दिलं. ७ अन्रा- 
हामाच्या आयुष्याची वर्षे एकशेंपंचाहत्तर होतीं. ८ अब्रा- 
हाम पुऱ्या वयाचा चांगला म्हातारा होऊन मरण 
पावला व आपल्या पितरांस जाऊन मिळाला. ९ मग. 
त्याचे पुत्र इसहाक व इस्माएल यांनीं त्यास एफ़ोन बिन 
सोहर हित्ती याच्या मश्रेसमोरील शेतातल्या मकपेलाच्या 
गुहेंत पुरिलें. १० हे शेत अब्राहामाने हेथींपासून विकत 
घेतळें होते, आणि तेथेच अन्राहाम व त्याची बायको 
सारा यांस पुरिलं. ११ अब्राहामाच्या मृत्यूनंतर देवाने 
त्याचा पुत्र. इसहाक याचें अभीष्ट केलें; इसहाक हा 
त्या वेळीं लहाय-रोई विहिरीजवळ राहत असे. 

१२ सारेची दासी मिसरीण हागार हिजपासून अना- 
हामाला इर्माएल नांबाचा पुन्र झाला, त्याची वंशावळ 
ही : १३ इस््माएलाच्या पुत्रांची नांवें त्यांच्या वंशांप्रमाणें 
हीं होत : नबायोथ हा इर्ंमाएलाचा ज्येष्ट पुत्र आणि 
केदार, अदबील, मिबसाम, १५४ मिश्मा, दुमा, मस्सा, 
१'५ 'हदद, तेमा, यतूर, नापीशा व. केदमा १६ हे 
इश्माएलाचे पुत्र; त्यांच्या गरांवांवरून व त्यांच्या गोटां. 
बलून त्यांस पडलेलीं नांवें ही; हे आपआपल्या वंशाचे 
बारा सरदार होत. १७ इश्माएलाच्या आयुष्याची वर्षे 
एकशेंसदतीस झाल्यावर तो मरण पावला -व॑ आपल्या 
पितरांस जाऊन मिळाला. १८ त्यांचे बंशन हवीलापासून 
झर देशांपर्यंत वस्ती करून राहिले; हा देश मिसरासमोर 
असून अट्द्यराकडे जातांना लागतो; . ह्याप्रमाणें तो 
आपल्या भाऊबंदांच्या देखत पूर्वेस जाऊन राहिल. 


ऱ्ड 


उत्पत्ति अ० २५४१९-२६:५६ 





क अनत्राहामाचा पुत्र इसहाक याची वंशावळ | हें पाहा, मी मरणोन्मुख झालो आहे; मला आपल्या 
ही : अब्राहामाने इसहाकास जन्म दिला. २० इसहाक | ज्येष्ठत्वाच्या हक्काचा काय उपयोग £ ३३ याक्रोच 
चाळीस वर्षांचा झाला तेव्हां त्यानें अरामी लाबान | म्हणाला, तरे . आतांच्या आतां. मजशी शपथ कर; 
याची बहीण. पदन-अरामांतील अरामी बथुवेल. याची । तेव्हां त्याने शपथ करून आपल्या ज्येष्ठत्वाचा हक 
कन्या रिबका ही बायको केली. २९१ इसहाकानें | याकोबास मोबदला दिला... ३४ तेव्हां याकोनार्ने 
आपल्या बायक्रोसाठी परमेश्वराची बिनवणी केली, | एसावाला भाकर व मसुरीचं वरण दिले; तो खाऊन- 
कारण ती वाझ होती; परमेश्वराने त्याची विनवशी । पिऊन उठला व चालता झाला; ह्याप्रमाणें एसावाने 
ऐकली आणि . त्याची क्ली. रिबका.. गर्भवती झाली. । आपलें ज्येष्ठत्व तुच्छ लेखिलें. 


२९ तिच्या उदरांत मुळें एकमेकांशीं झग लागलीं १ पूर्वी अन्राहामाच्या वेळीं दुष्काळ पडला 
तेव्हां ती म्हणाली, असें चाललं तर मीं जगावे. तरी २६ होता तसा दुष्काळ आतां देशांत पडत, तेव्हां 
कशाला £ हे काय असेल तें परमेश्वराला विचारण्यास इसहाक हा पलिष्टयांचा राजा अबीमलेख योज- 
ती गेली. २३ परमेश्वर तिला म्हणाला :--- कडे गरार येथें गेला. २ तेव्हां परमेश्वराने त्यास दर्शन 
तुझ्या गर्भाायांत दोन राष्ट्रे आहेत, देऊन म्हटलें, खालीं सिसरांत जाऊं नको; मी. सांगेन 
तुझ्या उदरांतून दोन राष्ट्रे मित्र होऊन निघतील; त्या देद्यांत राहा. ३ त्या देशांत उपरी असा राहा; मीः 
एक राष्ट्र दुसऱ्याहून प्रबळ होईल; तुजबरोबर.. असेन, तुझें अभीष्ट करीन; हे सर्वे देश 
आणि बडील धाकठ्याचा अंकित होईल. मी तुला ब तुझ्या संततीला देईन आणि मी तुझा बाप 


२४ तिचे दिवस. भरून प्रसूतिसमय आरा; तेव्हां | अब्राहाम . याशी केळेली शपथ खरी करीन. ४ मी 
पाहा, तिच्या उदरांत जुळी मुळें होतीं. २५ पहिलें | आकाझांतील . तार्‍यांशइतकी तुझी संतति वाढवीन, हे 
तांबूस वर्णाचे असून : त्याचें सर्व अंग केशवत्रासारखें । सर्वे देश तुझ्या संततीस देईन, आणि एथ्वीवरील सवे: 
होतें; त्याचे नांव एसाव असें ठेविलें. २६ त्यानंतर त्याचा | राष्ट्र तुझ्या संततीच्या द्वारें अभीष्ट पावतील; ५ कारण: 
भाऊ बाहेर आला; त्याचा हात एसावाच्या टांचेला । अन्राहमामानें भाझा शब्द मानिला, माझें सांगणे ऐकले, 
होता म्हणून त्याचें नांव याकोब असें ठेविलें. तिनें | माझ्या आज्ञा, माझे नियम व. माझे कायदे पाळिले. 
त्यांस जन्म दिला तेव्हां इसहाक साठ वर्षांचा होता. ६ . तेव्हां इसहाक गरारांत वस्ती करून राहिला. 
२७ ते... मुलगे वाहून मोठे झाळे; एसाव हा । ७ तेथल्या लोकांनीं त्याच्या वायकोसंबंधानें त्याजकडे 
अनांत संचार - करणारा हुझार पारधी झाला; व | चौकली. केली; तेव्हां तो म्हणाला, ही माझी बहीण, 
याक्रोब हा साधा मनुष्य असून तंबूंत राहत असे. ! कारण ही माझी बायको आहे. असें म्हणण्याची त्याला 
२८ एसाव सृगमांस आणी ते इसहाक खाडे म्हणून ; भीति वाटली; तो मनांत म्हणाला, रिबका देखणी 
तो त्याचा आवडता होता, आणि याकोब  रिबकेचा । आहे; तेव्हां येथले लोक. तिजसाठी मला जिवे 
भावडता होता. २९ एकदा याकोब वरण. शषिजवीत | मारावयाचे.. ८ तो तेथें बराच कळ राहिल्यावर "एके 
असतां एसाव रानांतून यकूनभागून आला. ३० तेव्हां | दिवशीं पलिष्टयांचा राजा अबीमलेख गाने खिडकीतून 
तो याकोबास म्हणाला, तें तांबडे दिसतेंना, त्यांतले | पाहिलें तों इसहाकःआपली बायको रिबका हिंजशीं थष्ट: 
कांही मळा चटकन खाऊं घाल, मी अगदीं गळून | मस्करी करितांना त्याच्या दृष्टीस पढडंला. ९ तेव्हां अबी: 
* गेलों आहें; यावरून त्याचें नांव अदोम (तांबडा ) | मलेखानें त्याला बोलावून म्हटलें, खचीत:ही तुशी क्षी 
पडले. ३१ . याकोब त्यास म्हणाला, पहिल्याने तुझा । आहे, तर ही. माझी बहीण. आहे असें तूं. कसे संगितळें 
म्येष्ठत्वाचा दक मळा मोबदला दे. २२ एसाव म्हणाला, | इसहाक त्यास म्हणाला, मीं विचार केला कीं तिच्यामुळे 
२५ 


अर २६५९-२५ 


उत्पत्ति 





माझ्या जिवास अपाय व्हावयाचा. १० अनीमलेख 
म्हणाला, तूं. आमच्याशीं असें कां केलें £ बरें झालें, 

नाहीं तर त्या. लोकांपैकी कोणी तुझ्या. बायकोपाशीं 
_ सहज गेला असता आणि 'तूं. आम्हांवर दोष : आणिला 
असतास; ११ मग अबीमलेखानं लोकांस - ताकीद 
दिली कीं जो कोणी या मनुष्यास किंबा याच्या बायकोस 
हात. लावील त्याला देहांत शासन होईल. 

१२ इसहाकाने त्या देशांत धान्याची पेरणी केली आणि 
त्याला त्याच' वर्षी शंभरपट पीक्र मिळालें, आणि पंरमेश्ररानें 
त्याचं कल्याण केलें; १३ तोः थोर झाला आणि उंत्तरो- 
सर उत्कर्ष पावून मोठा संपन्न झाला. १४ तो कळप, 
खिह्मारें व दासकासी यांचा धनी झाला; तेव्हां पाठिष्टी 
लोक. त्यांचा . हेवा करू लागले. १५ त्यांचा बाप 
अब्राहाम यांच्या हय़ातींते त्यांच्या चाकरींनी ज्या 
विहिरी “खंणिल्या होत्या त्या संब पंलिष्टंथांनी--मातीनें 
भरून कांढिल्या.. १९ अंबीमळेख “इंसहाकास म्हणाला, ' तू 
आमच्यांतून निघून जा, कॉरण तूं आमेच्योहूने फारच 
सामथ्येवान. झाला ' आहेस. १७ तेव्हां. इसहाक तेथून 
निघाला आणि.गरारं खोऱ्यांत डेरा देऊन तेथँ: राहिला 
::*१८ आणि - त्याचा “बीप  अत्राहांम. याच्या “हयातीत 
ज्या विहिरी खंणिल्या होत्या. व ज्या त्याच्या .. मृत्यू. 
- नंत्तंर पलिष्ट्यांनीं बुजवून टाकिल्यां होत्या, : त्या त्याने 
पुनः: डकरिल्या, आणि त्याच्या बापाने .जीं नोंवे दिलीं 
होतीं. तींच' त्यानें त्यांस 'पुनः “दिलीं. १९ :इसहाकाचे 
चाकर त्या खोऱ्यांत *:खणीत असतां: तेर्थे. त्यांस 
जिवंत बाण्याचा. झरा लागला. २७: तेव्हां गरार येथले 
गुराखी. इसहाकाच्या: गुराल्यांशी ' कठह :करून _ म्हणाले 
कीं हें पाणी . आमचे आहे; त्यावरून त्याने : त्या 
विहिरीचे. नांव * एसेकः. . ( कलह )" ठेविलें; कारण 
त्यांनीं त्याजशीं कलह केला. २१ मग. त्यांनीं दुसरी 
विहीर . खणिली, : तिजवरूनहि त्यांनी कलह - केला 
म्हणून त्यानें तिचें नांव सितना. (वैर) ठेविलें. 
२२ तो तेथून. पुढें गेला, आणि तेथें -त्यानं आणखी 
एक विहीर खणिली; तेव्हां. तिजवरून. ते भांडले 
जाहींने, म्हणून त्यानें तिचें नांव. रहोबोथ. (विहती ) 

२ 


असे ठेविळे, आणि तो म्हणाला, परमेश्वराने आमच्या 
भूमोचा विस्तार केला आहे, आतां ह्या देशांत 
आमची वाढ होईल. 

२३. तेथून पुढे तो वरती वैर-दोबा येथें गेला. २४ 
त्याच रात्रीं परमेश्वराने त्यास दर्शन देऊन म्हटलें, तुझा 
बाप अन्राहांम याचा देव मी आहें; मिऊं नको, कारणं 
मी तुजबरोबर आहें; मी आपला. सेवक अब्राहाम याच्या- 
प्रीत्यथ तुझें कल्याण करीन व तुझी संतति बहुगुणित 
करीन. २५ यावर त्यानें तेथें एक वेदी बांधून परमे- 
श्वराचें नाम घेऊन प्रार्थना केली; व तेथे आपला डेरा दिला; 
तेथें इसहाकाच्या चाकरांनीं एक विहीर खणिली. 1 

२६ त्यानंतर अबीमलेख आपला मित्र अहुजाथ व 
आपला सेनापति पीक्रोल यांस बरोबर घेऊन गराराहून 
त्याजकडे गेला. २७ तेव्हां इसहाळ त्यांस म्हणाला, तुम्ही 
तर माझा द्वेष कारेता, आणि मला तुम्हीं आपल्यामधून . 
घालवून दिलें; असें असतां मजकडे आता. कां. आलां 
२८ त्यांनीं - म्हटलें, ' परमेश्वर ' तुझ्याबरोबर आहे हें 
आझ्हांस स्पष्ट दिसून ऑलें आहे; म्हणून आम्हीं 
विचार केला कीः तुझ्याआमच्यामध्यें आणभाक व्हावी 
आणि आम्हीं तुझ्याशी करारे कराता. २९ आम्हीं तुला 
कांहीं उपद्रव केला नाहीं, आंम्ही केवळ तुझें - बरें केळे 
व तुला 'सुखानें रवाना केलें, म्हणून तू आमचें कांहीं 
वाडेट कू नये; आतां. तुजवर परमेश्वराचा प्रसाद 
झाला :' आहे. २३० तेव्हां त्याने त्यांनां मेजवानी दिली 
आणिःऱ्यांचें खार्णेपिणे झालें. ३१ त्यांनीं पहाटेस उेंढून 
एकमेकांशीं आणभाक केली; . मंग ' इसहाकाने त्यांस 
बोळविले, आणि ते त्याजपासून सुखानें गेले. ३२ त्याच 
दिवशी असें झालें कीं त्याचे चाकर जी विहीर खणीत 
होते तिजविषयीं त्यांनी वर्तमान आणिलें कीं विहिरीस 
याणी लागलें. ३३ त्यार्ने तिचे नांव शेबा ठेविलें, 
तिजवरून त्या नगराचें नांव बेर-दोबा पडलें. । 

३४ एसाव चाळीस वषीचा झाला तेव्हां त्यार्ने बैरी 
हित्ती याची कन्या यहूदीथ आणि एलोन हित्ती यांची 
कन्या बासमथ ह्या बायका केल्या; ३५ त्या इसहाक व 
रिंबका यांच्या मनास टोचणीसारख्या झाल्या. 


६ 


उ्ल्ति 


अ० ९७७१-२७ 





- “““"वैः्हसहाक कृदइ झाला व त्याची दृष्टि संद 
२७ होऊन त्यात दिसेनासे झाळें, तेव्हां त्यानें एके 
दिवशी ऑपला वडील पुत्र एसाव यास: बोला- 
चून म्हटलें; बाळा; .तो म्हणाला, काय आज्ञा? २ तो 
स्यास म्हणाला; . पाहा, मी. आतां म्हातारा झालों 
आहें, आणि: मला स्रत्यु केव्हां येईल नकळे.. ३ तर 
“आपलीं शक्ले, आपलें धनुष्य व भाता हीं घेऊन वनांत 
जा आणि पारध. करून मजसाठीं म्रृगमांस आण, 
४ आणि माझ्या आवडीचे असें रुवकर पक्कात्र तयार 
-करूम आण; मी तें खाहन आणि मग मरण्यापूर्वी माझा 
जीव तुला आशज्ीवौद, देईल 
६ इसहाक आपला पुत्र एसाव याशीं बोलत असतां 
रिबका ऐकत होती. मग एसाव मृगाची पारध करण्यास 
वनांत गेला. ६ इकडे रिबका आपला पुत्र याकोब यास 
म्हणाली, पाहा, मीं तुझ्या बापास तुझा भाऊ एसाव याशीं 
असें बोलतांना ऐकलें कीं ७.सरगाची पारध. करून रुचकर 
थ्रकाभ्न तयार करून आण, म्हणजे मी तें. खाऊन मरण्या- 
थूंबी परमेश्वरासमक्ष तुला आशीवाद देईन, .८ तर माझ्या 
बाळा, आतां मी सांगते तें ऐक : माझ्या सांगण्याप्रमाणे 
कर. ९ आतांच्या आतां कळपांत जाऊन त्यांतलीं 
दोन चांगलीं करडे घेऊन ये; म्हणजे मी त्यांचे 
तुझ्या बापाच्या आवडीचे पक्कात्न तयार करीन; 
१० मग तें तुझ्या बापाकडे घेऊन जा, म्हणजे तो तें 
खाऊन तुला मरण्यापूर्वी आझीवौद देईल. ११ यावर 
याकोब आपली आई रिबका हिला म्हणाला, 
श्याहा, माझा भाऊ एसाव केसाळ माणूस आहे, आणि 
मी तर केसरहित माणूस आहें. १२ माझा बाप मला 
कदावित चाचपून पाहील आणि मी त्याला ठकवीत 
आहिं असें त्याला दिसून येईल, मग आक्षीवोदाऐवजीं शाप 
_ आंत्र भी मिळवीन. १३ त्याची आहे त्याला म्हणाली, 
माझ्या बाळा, तुला शाप मिळाल्यास तो. मला लागो; 
आशे एवढें म्हणणें ऐक व करडे घेऊन ये; १४ तेव्हां 
त्यानें जाऊन तीं आहेकडे 'आणिलीं;- आणि:तिनें. त्याच्या 
आपाच्या आवडीचे पक्कात्र तयार केलें... १५ मग 


असलेलीं आपल्याजवळचीं उंची . वदले घेऊन --आपला 
धाकटा पुत्र याकोब याला लेघबिलीं; -१६ तिने त्यच्या . 
हातांस व मानेच्या गुळगुळीत. :भागांस: करडांची कातडी. 
लपेटिली, १७ आणि आपण तयार...केलेलें हचकर . 
पक्कांन्न व भाकर हीं आपला पुत्र याकोब-याच्या हातीं दिलॉ. 
१८ तो आपल्या बापाकडे जाऊन . म्हणाला, 
बाबा; तेव्हां तो म्हणाला; काय आहे :६ माझ्या 
बाळा, तूं कोण १ १९ तेव्हां याकोब आपल्या बापास 
म्हणाला, मी एसाव, आपला वडील पुत्र आहे; -आपल्या 
सांगण्याप्रमाणे मी केळं आहे; तर' उठून बसा 
आणि. मीं सृगमांस आणिळें. आहेः; एवढं खा; 
आणि आपला जीव मला आशीर्वाद देवो. २० तेव्हां 
इसहाक. आपल्या. पुत्रास म्हणाला, माझ्या बाळा, तुला. 
तें इतक्या ठोकर. कसें मिळाले. £ तो म्हणाला, आपला 
देव. परमेश्वर मला अनुकूल झाला. २१ मग इसहाक 
याकोबास म्हणाला, माझ्या बाळा, अमळ जवळ ये; तूं 
माझा पुत्र एसावच आहेस कीं काय हें मला चाचपून 
पाहूं दे. २९. हें ऐकून याकोब आपला बाप इसहाक 
याच्याजवळ गेला; तो त्यास चाचपून म्हणाला, वाणी 
तर याकोबाची पण हात एसावाचे आहेत. २२ त्याचे हात 
त्याचा भाऊ एसाव याच्या हातांसारखें केसाळ होते 
म्हणून त्यानें त्याला. ओळखिलें. नाही. आणि त्याला - 
आशीवीद दिला. २४ तो त्यास म्हणाला, तूं माझा 
पुत्र एसावच आहेस काय ६. तो म्हणाला, होय, मीच 


५ तो. २५ तो म्हणाला, तें. मजकडे आण, मग माझ्या पुत्राने . 


म्हणजे तूं आणिलेलें. मसृगमांस : खाऊन माझा जीव 
तुला आश्षीवोद देईल. .. याकोबाने तें. त्याजकडे 
आणिलें, व. त्याने तें खाले; . मग त्यानें त्यास द्राक्षारस 
आणून. दिला तो ..तो प्याला. २६ मग त्याचा बाप. 
इसहाक त्यास म्हणाल्या, माझ्या सुला, अमळ. जवळ 
येऊन: माझें चुंब्रन घे: : त्याने: जवळ : जाऊन. त्याचें 
चुंबन-वेतटें; तेव्हां-त्यानें: त्याच्या. वरखांचा; वास घेऊन 
परमेश्वराने .::: आझीवोद. : दिलेल्या 


शेबकेनें आपला वडील पुत्र एसाव याचीं : घरांत । झेताप्रमाणें . . 


२्ज 


अँ २७२७-४६ 


जड 





माझ्या पुत्राचा सुगंचं-्येत आहे 
२८ देव तुला आंकाझावें देहिवर वि 
पृथ्वीवरील सुपीक जमिनी: आणि विपुल धान्य व 
-' द्राक्षासस देबो; 
२९ लोक तुझीं सेवा करोत 
राष्र तुळा नमोत. 
तू आपल्या भाउबंदांचा स्वामी हो 
तुझे सहोदर तुला नंमोत 
:_ तुला शञापंशारे सगळे शापभ्रस्त होवीत;. 
-“* तुला अक्षीवीद देणारे सगळे आक्षीर्वाद पाघोत.. : 
*“ ३० इसहाकारवे याकोबांस आशीर्वाद देण्याचें पुरें 
केलें; आणि याकोब आपला बापं इसहाक 'याच्यांजवळून 
आतो न॑ जातो तोंच “त्याचा भाऊ एसाव . शिकारीहईून 
आला. १५ त्यानेंहि रुवकर पक्कात्न तयार “ करून 
आपल्या बापाकडे आणिले. व त्यास म्हटलें, माझ्या 
भावांनी उठून आपल्या. पुत्राने आणिछेळें मूममॉस 
खार्वे. आणि आपल्या. जिवार्ने मला ' आशीर्वाद द्यावा. 
३२ हें ऐकून त्यांचा आप इसहाक त्यास म्हणाला, तूं 
कोण ६ त्यानं म्हटले, मी आपला पुत्र, आपला ज्येष्ट पुत्र 
एसाव: १३३ तेव्हां इसहाक अतिशयित' कंपायमान 
होऊन म्हणाला, तरे सूगमांस घेऊन मजकडे जो 
आला, आणि तूं. येण्यापूर्वी मीं तें खाऊन ज्यास आज्ी- 
बौद दिला तो कोण १ तो आशीर्वादित होणारच. 
३४ एसावानं आपल्या बापाचे हे. शब्द ऐकले तेव्हां 
तो. अति दुःखाने हंबरडा फोहून “आपल्या बापास 
म्हणाला; . वाबा, मलाहि आक्षीर्वादे द्या. ३१५ तो 
म्हणाला, तुझा भाऊ कपटानें येऊन तुला मिळावयाचा 
आश्चीर्ब्ाद घेऊन गेला. ३६ तेव्हां तो म्हणाला, त्याला 
याकोब हें नांव यथार्थच ठेविलें नाहीं, काय £ कारण 
त्यानें यासकट दोनदा मला दगा केला; त्यानें - माझा 
ज्येष्टत्वाचा हक्र*्‌ घेतला तो घेंतला 'व-- आंतां. माझ्या 


और्षीरवांदाचाहि त्यानें अपहार केला; तरं आपण भजसाठींहि | 


उक्पति 


केले आहेत. आणि घान्य व द्राक्षारस - ह्यांच्यायोगें त्याला 
मीं परिपु्ट केलें आहे; तर माच्या पुत्रा, आतां. दुजसाठी 
मी काग्र करू £ ३८ एसाव बापासः म्हणाला, बाबा, 
आपणापाशीं एकच-आशीर्वाद आहे काय १ बाबा, मलाहि 
आक्षीवाद द्या: असें ओळून एसाव हेल काहून रडला. 
३९ तेव्हां त्याचा. बाप इसहाक त्यास म्हणाला, 
पाहा, पृथ्वीवरील सुपीक जमिनींवर, व 
*“ वरून .आकाशांतील दंव ' पडतें तेथें . तुझी 
“__ धृस्ती होईल; “ 
४० तूं आपल्या तरवारीने आपलें उपजीवन करिझील 
व आपल्या भावाचें दास्य करिक्षील; 
तरी असें धढून येईल कीं. तूं अनावर होक्षील 
तेव्हां तू॑ आपल्या खांद्यावरचें त्याचें जू उडवून 
देशील. र 
४१. याकोबास आपल्या बापाने आश्रीर्बाद दिला 
त्यामुळें एसावानें त्याच्याशीं वैर धरिले; एसावार्ने 
आपल्या मनाशी म्हटलें, माझ्या बापाचे सुतक 
धरण्याचे दिवस जवळ आले. आहेत;-. त्यानंतर मीं 
आपला भाऊ याकोब यास जिवें मारीन. ४९ आपला 
वडील पुत्र एसाव याचें हें. म्हणणें रिबकेला कोणीं 
कळविले तेव्हां तिने आपला धाकटा पुच्र याकोब 
यास बोलावून म्हटळें, पाहा, तुला जिवे मारण्याचा 
बेत. करून तुझा भाऊ एसाव. आपल्या जिवाचें समा- 
घान करून घेत आहे. ४३ तर. माझ्या बाळा, आता 
माश्षे ऐक: ऊठ, हारान येथें माझा भाऊ लाबान आहे 
त्याजकडे पळून जा; ४४ आणि तुझ्या भावाचा तुज- 
वरचा राग जाईपर्यंत 'थोडे दिवस त्याजपाशीं राहा: 
४५ तुजवरचा तुझ्या भावाचा राग जाऊन तूं त्याला 
जें केलें त्याचा त्याला विसर पडेपर्यंत तेथें राहा; 
मग मी. तुला तेथून बोलावर्णे पाठवून क्षाणीन; एकाच 
दिवशीं तुम्ही दोघे मला कां अंतराबे £ 
“ ४६ तेव्हां रिबका इसहाकास म्हणाली, या हेथींच्या 


कांहीं आशीवाद राखून ठेविला नाहीं काय १ ३७ तेव्हां | कन्यांमुळें माझा जीव मला नकोसा - झाला आहे. 
इसह्ाकानें उत्तर दिलें, पाहा, : मी. त्याला तुझा स्वामी । यांच्यासारखी, . हेथींच्या . कन्यांतली, ह्या देशच्या 


करून ठेविले आहे, त्याचे सवे भाऊबंद त्याचे अंकित । 


कन्यांतली एखादी याकोबाने वरिली. तर मला जगून 


र्ट 


अ्> २८११ २५१ 





- .; .. _.” कीय लाभ? १ तेव्हां इसहांकाने याकोंबास 
बेट गोलवूह . आशीवाद दिड आणि. बजावून 
संथरी कू नकी: :२ तर ऊठ; पदन-अराम येथें तुझ्या 
आहेता बापः'बुवेलंःयाच्या घरीं जा आणि तुझा मामा 
लाषान याच्या  कन्यांपैकी नवरी कर. ३ सर्वसमर्थ 
देव तुला आशीवोद देवो, . तुला कलदूप करून तुझी 
चंशकद्धि. अझी करो कीं तुजपासून राइसश्लुदाय उद्भवो; 
४ तो तुला व॑ तुजबरोबर कुड्या संततीला अग्राहामास 
दिलेला: आतीर्वाद देवो,. म्हणजे देवाने अजाहामास 
दिलेला -देश, : ज्यांत तं हल्ली मुशाफर आहेस, तो तुझें 
बतन. होईल. “५ अक्षी इसहाकारने याकोबाची रवानगी 
केली, आणि याकोब पदन-अराम येथें याकोब व एसाव 
यांची आहे. रिबका हिचा भाऊ लाबान, जो अरामी 
अथुवेलाचा पुन्न, त्याजकडे गेला: 

६ एसावार्ने पाहिलें कीं. इसहाकार्ने याकोबास आझी- 
बोदः देऊन पदन-अराम येथील. नघरी “करण्यासाठीं तिकडे 
पाठबिळे आहे; आणि आशीवौद देतेवेळी त्यानें त्यास 
अजाविलें आहे. कीं कनानी कन्यांपैकीं नवरी करूं नको; 
७ आणि थाकोब : आपल्या आईबापांची आज्ञा मानून 
पदन-अरामास गेला आहे. ८. कनानी कन्या आपला 
आप इसहाक यास पसंत नाहींत हे. जाणून ९ एसाव 
इृह्माएलाकडे गेला आणि त्याने इद्माएल बिन भत्राहाम 
याची कन्या व नबायोथाची बहीण महलथ हिच्याशी 
बित्राह करून तिला आपल्या बायकांत सामील केलें. 

१० . इकडे या शब बैर-शेबाहून हारानास जावयास 
निघाला. ११ तो एके जागीं पोहंचला असतां सूर्य माव- 
ळला म्हणून तेथें रात्र घालवावी या विचाराने तेथला 
एक धोंडा उश्लास घेऊन तो त्या ठिकार्णी निजला. 
१२ तेव्हां त्यास स्वप पडलें त्यांत त्यानें असें पाहिलें 
कीं एक दिडी रभ्वीवर उभी केली असून तिचा शेंडा 
. आकाशास लागला आहे; आणि तीवरून: देवदूत: चढत- 
* उतरत आहेत. १३ आणि पाहा, परमेश्वर त्याच्या- 


ज्यक्लाप्भूमीवर 'श्॑. निजला आहेस ती. मी तुला व तुझ्या 
| दवेहेन; १४ तुझी संतति संख्येने एभ्वींच्या. : 
रजांइतकी.. होईल, पूर्व व पश्चिम, . उत्तर व दक्षिण - 
अशा चारी दिशांस तुझा विस्तार होईल आणि तुझ्या 
बः:-तु्या संततीच्या द्वारें एथ्वीवरील अवधीं कुळें 
अभीष्ट पावतील. १५ पाहा, .मी. तुजबरोबर आहे; 
आणि जिकडेजिकडे. तू॑ जाझील. त्या सवे. ठिकाणी 
मी. तुझें संरक्षण करीन आणि तुला या देशांत , परलं 
आणीन; तुला सांगितलें तें. करीपर्यंत मी. तुला अंतर 
देणार नाहीं. -)1६ मग. याकोब झोपेतून जागा होऊन 
म्हणाला, खसेखर या. .ठिकाणीं परमेश्वराचें- वास्तव्य 
आहे. पण हे मला कळलें नव्हतें. १७ तो भयभीत 
होअन म्हणाला, हें किती... भयप्रद स्थळ आहे! हें 
प्रत्यक्ष देवाचें भुवन, स्वगेचें द्वार आहे! . 
:१८ याक्रोब पहाटेस उठला आणि जो धोंडा त्यानें 
उशास घेतला होता त्याचा त्याने स्मारकर्स्तम उभारून त्यास 
तेला अभ्यंग केला. १९. आणि. त्या स्थलाचें नांव. 
बेथेल ( देवाचें घर.) असें. ठेविलें. तेथल्या नगराचें पहिलें 
नांव लूज असें होतें. २० याकोबार्ने. असा नवस केला 
कीं देव मजबरोबर राहून ज्या वाटेने मी जात आहे तींत 
माझें संरक्षण करील. आणि मला खाबयास अत्र व॑ 
ल्यावयास वस्र देहेल, २१ आणि मी आपल्या पितृग़हीं 
खखरूप परत येईन, तर परमेश्वर साझा देव खरा; 
२२ आणि हा जो धोंडा मीं स्मारकस्तंभ म्हणून उभा 
केला . आहे त्याचें देवमंदिर. होईल; आणि जें अवर्धे 
तूं मला देशील त्याचा दडामांश मी तुला अवश्य देईन. 
१ मग याकोब मागेत्थ होऊन पूर्वेकडील 
२९ लोकांच्या मुलखांत जाऊन पोहंचला. २ तेथें त्याने 
पाहिलें तों एका शेतांत एक बिहीर त्याच्या 
दृष्टीस . पडली; तिच्या आसपास मेंढरांचे तीन कळप 
बसलेळे होते; काऱुण त्या... विहिरीचे - पाणी - काढल. 


पाशी उभा राहून त्यास म्हणाला, मी परमेश्वर तुझा | विहिरीच्या 'तोंडावरत्रा . प्रोंडा: :लोदन.... मेंढरांस-:- पाणी, 


पिता अब्राहाम याचा देव व. इसहाकाचा :-देव आहें; 


पाजीत आणि मग तो परत जागच्याजागी विहिरीच्या 


२९९ 


अ० २९:३-३१२ : 


ली-------.-_:-.--ररट- 


तोंडावर ठेवीत... ४ यॉकोब- त्यास म्हणाला, - माझ्या 
बांधवांनो, तुम्ही कोठले £ 'ते" म्हणाले, आम्ही हारानां- 
तले. '५ मगःत्याने त्यास विचारिळे, नाहोराचा- धुत 
लाबान याला तुम्ही ओळखतां काय? ते. म्हणाले, 
ओळखितों. ६ तेव्हां त्यानें म्हटलें, तो बरा आहे 
काय १ ते म्हणाले, बरा आहे, आणि ती पाहा, त्याची 
कन्या राहेल मेंढरे घेऊन इकंडेचं येत आहे. ७ तो 
म्हणाला, पाहा; अजून दिवस बराच आहे, जनावरें 
एकवट करण्याची वेंळ झाली नाहीं, तर मेंढरांस पाणी 
पाजां आणि चारावयास घेऊन जा. ८ ते म्हणाले, तर्से 
करितां ग्रेत नाही, सवे कळप एकवट झाल्यावर 
विहिरीच्या . तोंडचा धोंडा. लोटितात आणि मगर 
आम्ही मेंढरांस पाणी. पाजीत असतों. ९ तो त्यांच्याशीं 
बोलत आहे. इतक्यांत राहेल बापाचीं मेंढरे घेऊन 
आली; तीच त्यांस चारीत असे. १० याकोबाने 
आपला मामा लाबाने यांची कन्या. राहेल आणि 
आपला मामा लाबान. याचीं मेंढरे पाहिली तेव्हां 
त्यानें जवळ जाऊन विहिरीच्या तोंडावरंचा धोंडा 
लोटून ' आपला मामा लाबान याच्या मेंढरांस पाणी 
पाजिठे. ११ ' मग याक्रोब राहेलीप्चे चुंबन घेऊन 
मोठ्याने रंडला. . १२” याक्रोबाने राहेलीस सांगितर्ले, 
मी तुझ्या वापाचा आप्त, रिबकेचा पुत्र, आहें; तेव्हां 
तिनें धावत जाऊन आपल्या बापास हें कळविर्ले. 

१३. लाबानाने आपला भाचा याक्रोब आल्याचे 
वर्वमान शकले तेव्हां तो धावून त्यास सामोरा 
गेला. ' आणि त्यास आलिंगन देऊन त्याचें त्यानें 
चुंबन घेतलें; आणि त्यानें. त्याला आपल्या घरीं नेलें. 
मग त्य़ाने लाबानास सर्वे वृत्तांत कथन केला. 
१४ तेव्हां लाबान त्यास म्हणाला, होय, तूं खरोखर 
माझ्या हाडामांसाचा आहेस. याकोब त्याजपाशीं एक 
महिना राहिला. १५ त्यानंतर लाबान त्यास म्हणाला, 
तू. माझा आप्त म्हणून माझी चाकरी फुकट करावी 
. कॉ काय? तुझें वेतन काय तें मला सांग. १६ लाबानास 
दोन कन्या - होत्या; वडील कन्येचे नांव लेआ व 
धाकटीचे नांव राहेल. १७ लेआ डोळ्यांनी अधू 


होती, पण राहेल - बांध्याने सुरेख व दित्तावयाला सुंदर 
होती. १८ याकोबाची राहेलीवर प्रीति. असही होती 
म्हणून तो. म्हणाला, आपली घाकटी कन्या राहेल 
हिजसाठी मी -सात वर्षे. आपली चाकरी करीन. १९ यावर 
लाबान  .म्हणाला, ती . दुसऱ्याला. द्यावी त्यापेक्षा 


| तुला द्यावी हें बरें; तूं मजपाशी राहा. २० तेव्हां 


याकोबाने राहेलीसाठी सात वर्षे. चाकरी. केली; 
तिजवर त्याची प्रीति असल्यामुळें तीं बर्षे त्याला केवळ 
थोड्या दिवसांसारखीं भासली. 

२१ नंतर याकोब लाबानास म्हणाला, आतां माझी 
मुदत भरली आहे, माझी बायको मला द्या म्हणजे मी 
तिजपाशीं जाईन. २२ मग लाबानारने तेथल्या सवे लोकांस 
बोलावून मेजवानी दिली. २२ संध्याकाळीं असें झाळें कॉ 
त्यानें आपली कन्या ले्यां हिला हातीं घरून त्याजकडे 
आणिलें, तेव्हां तो तिजपाशी गेला. २४ आणि 
लाबानानें आपली दासी जिल्पा ही आपली कन्या लेआ 
हिची दासी . व्हावी म्हणून तिळा दिली. २५ सकाळ 
झाली तेव्हां पाहतो तों. ती लेआ; मग तो लाबानास 
म्हणाला, आपण मजशीं हें काय केलें ? मी राहेळीसाठी 
आपली चाकरी केली ना? मला कां फसविले १ २६ त्यास 
लाबान म्हणाला, वडील मुलीच्यापूर्वी घाकटीला 
द्यावे अक्षी आमच्याकडे चाल नाहीं. २७५ हिचे 
सप्तक पुरें होऊं दे, म्हणजे आणखी सात वर्षें तं. माझी 
चाकरी केल्याबद्दद आम्ही तीहि तुला देऊं. 
२८ याकोबाने तसें केळें; आणि तिचें सप्तक पुरें केल्या- 
वर त्यानें त्याला आपली कन्या राहेल बायको करून 
दिली. २९ लाबानानें आपली दासी बिल्हा ही आपली 
कन्या राहेल हिची दासी व्हावी म्हणून तिठा दिली. 
३० तो राहेलीपाशीहि गेला; लेआपेक्षां राहेलीवर 
त्यांची प्रीति अधिक होती म्हणून त्यार्ने आणखी सात 
“वर्षे त्याजपाशीं राहून त्यांची चाकरी केली. 

३१. परमेश्वराने पाहिले. की ठेआ नावडती आहे; 
म्हणून त्यानें तिची कूस वाहती केली आणि राहेल 
वांझ राहिली. ३२ लेआ. गर्भवती होऊन तिला पुत्र 
झाला, त्याचें नांव तिनें रऊनेन ठेविलें; ती म्हणाली, 


३० 





३४ ती: पुनः गर्भवती होऊन तिला पुत्र झाला; तेव्हां 
ती म्हणाली, 'मला आतां तीन पुत्र झाळे, आतां बरीक 
नवरा मजशी. मिळून राहील; म्हणून तिनें त्याचें 
नाव लेवी ठेविलें. ३५ ती पुनः गर्भवती:: होऊन तिला 


१ याकरोबास आपल्यापासून कांहीं मूलबाळ 


श्‌ ७ होत. नाहीं असें पाहून. राहेल आपल्या बहिणीचा 
ण मत्सर करूं लागली.. आणि याकोबास म्हणाली. । 
आपण मला अपत्यवती कस, नाहीं . तर माझा प्राण 


चालला. २. तेव्हां याकोब राहेलीवर रागावून म्हणाला, 
मी काय देवाच्या ठिकाणीं आहे £- त्यानेच लुझ्या. पोटी 
फळ निपजूं दिळें नाहीं. ३ मग ती म्हणाली, पाहा, ही 


माझी दासी: बिल्हा आहे, हिजपाशीं जा म्हणजे ही माझ्या 


मांडीवर प्रसूत-होऊन हिच्या योगें मला मुलें आप्त होतील. 
४ तेव्हां तिने आपली दासी किल्हा त्याला बायको 
करून दिली' आणि' याकोब ' तिजपार्यी - गेला. ५ बिल्हा 
याक्रोबापासून गर्भवती होऊन तिला : पुत्र झोला. ६ मग 
राहेल म्हणाली, देवार्ने माझा. न्याय केला आहे आणि 
माझें गाऱ्हाणे ऐकून मला पुत्र दिला आहे; म्हणून तिनें 
त्याचें नांव दान ठेविले. ७ मग राहेलीची दासी बिल्हा 
याकोबापासून पुनः . गर्भवती होऊन तिला दुसरा पुत्र 
झाला. ८ तेव्हां राहेल म्हणाली, मीं क्षापल्या : बहिणीशी 
प्रचंड झोंबी करून यश . मिळविठें. आहे; यास्तव 
. "तिनें त्याचें नांव नफताली ठेविलें. * 

९ आपलें जनन थांबले असें लेआ हिने पाहूनं आपली 
दासी जिल्पा याकोबाला बायको करून दिली. १० याकोबा: 
पासून लेआ हिची दासी जिल्पा हिला पुत्र झाला; ११ 
तेव्हां ठेआ म्हणाली, मी केवढी भाग्याची ! ऑणिं तिनें 





अ० २९;३२-२०१२४ 


त्याचें नांव गाद ठेविलें. १२ लेआ हिची दासी जिल्पा 
हिल याकोबापासून दुसरा पुत्र झाला. १३ तेव्हां लेआ 
म्हणाली, मी मोठी धन्य आहें! इतर स्रिया मला धन्य 
म्हणतील; म्हणून तिनें त्याचें नांब आदर ठेबिळें. .. 
१४- गव्हांच्या हंगामांत रऊबेन शेतांत गेला असलां 
त्यार पुन्नदात्रीची फळें मिळाली, तीं त्यानें. आपली : ऑईे 
छेआ हिला नेऊन दिलीं; तेव्हां राहेल. लेआ - हिला 
म्हणाली, : पुत्रदात्रीचीं फळें तुझ्या पुत्राने. आणिलीं आहेत 
त्यांतली कांहीं मला दे. १५ तेव्हां. ती तिला म्हणाली, 
माझा नवरा तूं धेतला हें काय थोर्डे झालें म्हणून तूं 
माझ्या पुत्राने आणलेलीं फळेंहि घेऊ पाहतेस १. राहेल 
म्हणाली, तुझ्या ' पुत्राने आणिलेल्या पुत्रदात्रीच्या 
फळांच्या मोबदला नवरा आज रात्रीं. तुजपाशी निजेल. 
१६. संध्याकाळीं याकोब झोतांतून घरी आला तेव्हां 
लेआ: त्यास सामोरी जाऊन म्हणाली, आपण मजपाशी . 
या; माझ्या : मुलाने आणिलेलीं पुत्रदात्रीची फळें देऊन 
मीं: आपणाला . खरोखर .भाझ्यानें घेतलें आहे. तेव्हां 
त्या रात्रीं : तो. तिजपाशीं निजळाः १७ देवाने लेआ 
हिचे . गाऱ्हाणे : ऐकलें, आणि ती... गर्भवती होऊन 
याकोबापासून तिला .प्रांचवा पुत्र झाला. १८ तेव्हां 
लेआ म्हणाली, मीं आपली  दासी:. भाझ्या नवऱ्यास 
दिली म्हणून. देवार्ने मला:हा मोबदला दिला आहे; आणि 
तिनें त्याचें नांव इस्साखार ठेविलें. १९ यांकोंबापासून 
लेञा पुनः गर्भवती होऊन. तिला. सहावा पुत्र झाला. ' 
२० तेव्हां लेआ म्हणाली, देवाने. मला:चांगळें आंदण 
दिलं. आहे; या खेपेस माझा नवरा. मांश्याशीं मिळून 
राहील, कारण त्याला माझ्या पोटीं“सहा पुत्र झाळे आहेत, 
म्हणूम : तिनें त्याचें नांव जबुळून ठोविलें.. २१ त्यानंतर 
तिला-एक. कन्या झाली तिचें नांव तिनें दीना ठेविलें. 
'. '९९ मग देवाने. राहेलीची आठवण केली; आणि 





२३ ती गमवती' होऊन तिला पुत्र झाला; ती म्हणाली 
देवाने माझी अप्रतिष्टा दूर केली आहे. २४ म्हणून 
तिनें. त्याचे नोव योसेफ ठेवून म्हटलें, परमेश्वर मला 
पुत्राची आणखी जोड देवो. 


२१ 





भर ३०:२५-३२१५६ उत्पसि 

क क ल र प रा ट्रा राहेलीस योसेफ. झाडा तेव्हां याकोब ठाबानास | मजलंचें अंतर ठेविलें; आणि याकोब लावानाचे बाकी 
म्हणाला, माझी रवानगी करा म्हणजे मी स्वदेशी | उरलेळे कळप चारीत राहिला. ३७ मग याकोबाने हिवर, 
आपल्या ठिकाणी जादेन. २६ मीं ज्यांच्यासाठी | बदाम आणि अर्मान ह्या झाढांच्या हिरव्या व कोंवळ्या 


आपली याकरी केली त्या. माझ्या स्रिया व मुळें मला | छद्या काढिल्या व त्या सोळून पांढऱ्या पट्टया काढिल्या 
द्या म्हणजे मी जातों; आपली चाकरी मी. कशी काय | आणि त्यांच्या अंतरसालीचें पांढरे. अंग उपडे केलें. 
केली ती आपणाला ठाऊक आहेच. २७ तेव्हां. लाबान । ३८. त्या सोललेल्या छल्या त्यानें त्या शेळ्यांमेंढ्यांसमोर 


-त्यास म्हणाला, तुझी मजवर. कृपादष्टि असल्यास राहा- 
-बयाचें कर; तुझ्यासुळें परमेश्वराने भाझें अभीष्ट केलें 
आहे. हॅ. मठा शकुन पाहून कळलें आहे. २८ तो 
“आणखी म्हणाला, तुझा मुशाहिरा काय तो मठा सांग, 
तो मी तुला देईन. २९ तो त्यास म्हणाला, मीं आपली 
सेवा कशी केली आणि आपलीं गुरेंढोरें माझ्या निगे- 
-खालीं कशीं होतीं हे. आपणाला विदितच आहे. ३० मी 
येण्यापूर्वी आपणापाशीं थोर्डे होतें, ते. आतां बहुतपट 
ऱ्वाढळें आहे; जेथें माझा पाय लागला : तेथें परमेश्वराने 
आपटे. कल्याण केळे आहे; तर आतां मी- स्वतःच्या घरा- 
-दाराचें केव्हां पाहूं १ २१: लाबान म्हणाला, मी तुला काय 
'देऊं १ याकोब म्हणाला, . मला कांहीं देऊं नका; माझी 
केवळ एकच गोष्ट कबूल कराल तर मी पूवेवत्‌ आपलें 
-कळप चारीत व संभाळीत राहीन. ३२ आज मी 
आपल्या सवे कळपांत फिरून : त्यांतील मेढरांपैकी ठिपके- 
व्दार, . कबऱ्या आणि “ काळ्या रंगाची मेंढरे, तसेच 
-बकऱ्यांपैकी ठिपकेदार व कबऱ्या रंगाची बकरी वेगळी 
"काढीन; हाय माझा सुझाहिरा. ३३ उद्या आपण 
माझ्या सुशाहिऱ्याचा: हिशोब पाहण्यास आलां तर 
-माहझ्या प्रामाणिकपणाची आपणालाहि साक्ष पटेल; म्हणजे 
'बकऱ्यांपैकी जीं ठिपकेदार व कवरीं नाहींत व 
'मेंढरांपैकी जी काळीं नाहींत. अशीं कांही मजपाशी 
'निघालीं तर ती चोरीची समजा. ३४ तेव्हां लाबान 
'म्हणाला, ठीक, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे का होईना. 
३५ तेव्हां त्याच दिवशीं बांडे व ठिपकेदार एडके, 


त्यांच्या पाणी पिण्याच्या पन्हळांत व कुख्यांत ठेविल्या; 
त्या पाणी पिण्यास येत तेव्हां कळत. २९ त्या छ्या 
समोर झेळ्यामेंढ्या फळत आणि त्यांस बांडी, ठिपके- 
दार आणि कबरी अर्शी पोरें होत. ४० मग याकोबाने 
कोकरें वेगळी केली आणि लावानाच्या कळपांत अस- 
लेल्या बांख्या व काळ्या मेंढ्यांकडे कळपांचीं तोंडें केलीं; 
त्यार्ने आपले कळप वेगळे केले, लाबानाच्या कळपांत 
ठेविळे नाहींत. ४१ धष्टपुष्ट मेंढ्या फळत तेव्हां त्यांच्या 
दृष्टीसमोर पन्हळांत त्या तो छद्या ठेवी, यासाठी कीं 
त्यांनी त्या छर्ध्यांच्या दरम्यान फळावें. ४२ मेंढ्या 
निर्बळ असल्या म्हणजे त्या छल्या त्यांच्यापुढे तो 
ठेवीत नसे; या प्रकारें दुबळ्या त्या लाबानाच्या व 
घषटपुष्ट त्या याकोबाच्या झाल्या. ४३ अशा रीतीनें तो 
मनुष्य फार संपन्न झाला आणि बहुत. मेंढरे, दास, 
दासी, उंट व गाढव हीं त्यानें संपादन. केली. * 
१ नंतर याकोबाच्या कानावर लायानाच्या 
३१ पुर्राचें असें म्हणणें आठे कीं आमच्या बापाचे 
होतें नव्हतें तें सर्व याकोबाने लुबाडिटें आहे, 
आणि आमच्या बापाच्या वित्तांतून त्यानें ही सवे 
दौळ्त मिळविली आहे. २ लाबानाची यया पूर्वी- 
प्रमाणे आपणावर प्रसन्न नाहीं असें याकोबार्ने ताडिलें. 
३ परमेश्वराने याकोबास सांगितरठे कीं ते. आपल्या 
वडिलांच्या देशी, आपत्या गोतांत परत जा, मी 
तुजबरोवर असेन. ४ तेव्हां याकोबाने राहेल व 
लेआ यांस निरोप पाठवून शेतांत आपल्या कळपाकडे” 


योडाबहुत पांढरा रंग असलेल्या सवे ठिपकेदार व | बोलाविळें. ५ त्या आल्यावर तो त्यांस म्हणाला; 

कंबऱया शेळ्या, आणि मेंढरांपैकी सगळीं काळीं मेंढरें । तुमच्या बापाच्या चर्येवरून मीं ताडिळे कीं ती पूर्वी- 

'ही वेगळी करून लाबानानें आपल्या पुत्रांच्या हवाली । प्रमाणें मजवर प्रसत्न नाहीं, तथापि माझ्या वाड- 

केलीं. २६ त्यानें आपणामर्प्ये व याकोबामर्प्ये तीन | वडिल्गंचा देव मजबरोबर आहे. ६ मीं सवे बळ 
श्रे 


उत्पसि . 


अरे स-रत. 





खचून तुमच्या बापाची चाकरी केली हें तुम्हांस ठाऊक 
आहे; ७ तरी तुमच्या बापाने मला फसवून दहादां 
माझ्या मुशाहिऱ्यांत केरबदळ केला; पण देवाने 
त्यांला माझी कांहीं हानि करूं दिली नाहीं. ८ त्यानें 
जेव्हां म्हटळें कीं. ठिपकेदार सेळ्या. तुला मुशाहिऱ्या- 
दाखळ मिळतील तेव्हां सवे कळपांस  ठिपकेदार पोरें 
होऊं लागलीं; त्यानें जेव्हां म्हटलें कीं बांख्या बकऱ्या 
तुझ्या, तेव्हां सवे कळपांस बाडी पोरें होऊ लागलीं. 
९ या प्रकारें देवान तुमच्या बापाची जतावरें हिरावून 
मला दिली आहेत. १० कळप फळावयाच्या क्रतूंत मीं 
आपली दृष्टि वर करून स्वात पाहिलें तों मेंढ्यांवर 
उडणारे एडके बांडे, ठिपकेदार व करडे होते. 
११ तेव्हां स्वप्नांत देवदूतानें मला हाक मारिली, 
गाकोषा; मी म्हणालो, काय आहा आहे? १२ तो 
म्हणाला, आपली, दृष्टि वर करून पाहा; मेंढ्यांवर 
उडणारे सवे एडके आडे, ठिपकेदार व करडे आहेत; 
ठाबांन तुजशीं कसा वर्तेत आहे तें मी पाहिलें आहे. 
१३ बेथेल ग्रेथें तू॑ एका स्तंभास अभ्यंग करून मला 
नवस केला तेथला मी देव आहें; आतां या देशांतून 
निघून. त. आपल्या जन्मभूमीस परत जा. १४ तेव्हां 
राहेल ब लेआ त्यास म्हणाल्या, आतां आमच्या बापाच्या 
घरीं. आणखी कांही वेगळा वांटा किंवा वतन आम्हांसाठीं 
थोडेच ठेबिळें आहे £ १५ त्याच्या दृष्टीनें आम्ही परक्याच 
कीं नाहीं : त्यानें तर आम्हांस विकून टाकिळें आहे, आणि 
आमची कमाईहि खाऊन टाकिली आहे. १६ यास्तव 
देवाने आमच्या बापापासून जें सर्वे धन हिरावून घेतलें 
आहे. ते आमचें व आमच्या मुलांबाळांचें आहे; तर 
आतां देवाने आपणाला सांगितलें आहे तसें करा. 

१७ मग याकोबाने उठून आपले पुत्र व बायका यांस 
उंटांवर्‌ बसविले; १८. आणि आपलीं सवे जनावरें, संपादन 
केलेळें सवे धन व पदन-अरामांत मिळविलेली गुरेंढोरें 
घेऊन तो आपला बाप इसहाक याजकडे कनान: देशीं 
जावयास निघाला. १९ लाबान या समयी आपलीं मेंढरे 
भादरावयास रोला होता; इकडे राहेलीनें आपल्या बापाच्या 
तेराफीम ( कुलदेवता ) चोरिल्या. २० याप्रमाणें याको 

- वी 


बार्ने अरामी लाबानास फसविले; आपण पळून जात आहों 
हें त्यानें त्यास कळूं दिलें नाही. २१ मग तो आपे 
सवे कांहीं. घेऊन पळून गेला; तो उठून फरात नदापली- | 
कडे गेल्यावर गिलात पर्वताच्या दिशेनें मागेस्थ झाला. 
२२ याकोब पळून गेला हे. तिसऱ्या दिवशीं. कोणीं 
लाबानास सांगितलें. २३ तेव्हां त्यानें आपळे भाऊबंद 
बरोबर घेऊन त्याचा पाठलाग सात मजलांपर्यंत केला 
आणि त्याला गिलाद डोंगरांत गांठिळें. २४. देवाने 
अरामी लाबानास रात्रीं स्वप्तांत येऊन सांगितळें की 
संभाळ, याक्रोबास बरेंवाहेट कांहीं बोळ नको. 
'२५ लाबानानें याकोबास गांठिळें तेव्हां याकोबाने 
डोंगरांत आपला डेरा दिला होता; लाबानानेंहिं 
आपल्या भाऊबंदांसह गिलाद डोंगरांत डेरा दिंला. 
२६ मग लाबान याकोबास म्हणाला, तू हें काय केलें १ 
मलो फसवून . माझ्या कन्या युद्धांत पाढाव केल्या- 
प्रमाणें घेऊन आलास. २७ तूं चोरून पळालास, मला 
फसविले, कांहीं कळूं दिले नाही. असें कां केलें तूं 
मला कळविलें असतें तर मी आयंदाने गाणेंबजावणें 
करून, डफ, चंग वगैरे वादे लावून तुला रवाना केलें 
असतें. २८ तूं मला आपल्या मुलांबाळांचें चुंबन 
घेण्याचीहि सवड दिली नाहीं;. हा सवे तूं मूखपणा केला. 
२९ तुला अपाय करण्याचे सांमथ्ये मला आहे, पण काल 
रात्री तुझ्य़ा वडिलाच्या देवाले मला सांगितलें की संभाळ, 
यांकोबास बरेवाईट कांहीं बोळ. नको. ३० बरें, तुला 
आपल्या बापाच्या धराची ओढ. लागून तू. आलास तर 
आलास, पण माझ्या देवता काँ. चोरून आणिल्या 
३१ तेव्हां याकोबाने लाबानास उत्तर दिलें, मला भीति 
बाटली; मी म्हणालो, कोण जाणे, आपण मजकडून आपल्या 
कन्या हिरावून घ्याल. ३२ आपल्या देवता ज्याच्यापाशीं 


सांपडतील तो जिवंत. राहावयाचा नाहीं; आपण आपल्या 


भाऊबंदांदेखतः माझा 'झांडा घेऊन आपलें. कांहीं. सांपडेल: 
तर ओळलून खुझाले-च्या: कारण राहेलीनें देवता चोल्मे 
'आणिल्या' होत्या' हें. भाकोबास माहीत नव्हतें 

३३ तेव्हा संत्रबानं, याकोबाच्या डेर्‍्यांत, ठेआच्या 
डॅऱ्यांत आणि त्या दोन दासींच्या डेऱ्यांत गेला, परंतु 


श्रे 


अ« ३१॥३२३-रेर:२ 





उत्पत्ति 


त्याला कांहीं सांपडलं नाहीं: मग तो लेआच्या डेर्‍यांतून | आहे. तें अवघें माझें आहे; आतां ह्या माझ्या मुली 


सहेलीच्या डेऱ्यांत गला. ३४ राहेल त्या कुलदेवतांच्या 
मार्ते घेऊन व उंटाच्या कंठाळींत ठेवून त्यांवर वसली 
होती. लाबानाने सर्ब डेरा शोधून पाहिला पण त्यास 
कांही सांपडळे नाहीं. २” ती बापास म्हणाली, स्वामी, 
मला. झापल्यापुढें . उठून उर्भे राहवत नाहीं म्हणून 
रागावू नका, कारण मला क्रीधर्म प्राप्त “भाला आहे. 
झसा. त्याने सवे शोध केला पण त्यास त्या कुल- 
देवता सांपडल्या नाहींत. 

३६ तेव्हां गाकोषास क्रोथ येऊन तो त्याच्याशी तक्रार 
कळे लागला; याकोबानं लागानास म्हटलं कीं आपण माझ्या 
पाठीस लागावे. असा कोणता अपराध, कोणतें पातक मीं 
केळें : १७ आपण माझ्या सर्व सामानाचा. झाडा घेतला 
ह्यांत आपल्या धरच्या कांहीं बस्लु सांपहल्या काय : 
सांपहस््या असल्यास त्या या माझ्य़ा 'अ.आपल्या भाऊवंदां- 
समोर ठेवा; त्यांस आपणां दोघांचा निवाढा क्रं धा. १८ 
झांज बीसं वर्षे मी आपल्यापाशी राहिलों; इतक्या काळांत 
आपल्या . होळ्यांमें्या गाभटल्या ताहींत: ब आपल्य़ा 
कळपांतळे एडके मी. खाढ़े नाहींत. २९ बनपदयंनी जीं 
फाहन खात्री ती. तशीच आपल्याकडे .म आणिता मीं 
त्यांच्याबवजी दुसरीं भरतीस दिली; दिकसांरात्री 'भोरीस 
गेलीं. भआापण. माझ्या हातून भकन घतली: ४० दिवसा 
उस्हाचा ताप व राची गारा यांनी. मी जर्जर होई: माझ्या 
डोळ्यांची झोंप उडे, अक्षी. माझी दक्षा होती. ४१ रोलीं 
बीस कर्षे मी. आपल्या घरी काढिळीं: खोडा वर्षे आपल्या 
दोन्ही. कम्यांसाठी आणि सहा ब्रषे आपल्या शेरडामेंडररा- 
साठे. मी. आपली खाकरी. केळी आणि. दहादा आपण 
माह्या मुशाहिऱ्यांत फेएवदल केला. /९.पाश्या बडिलाचय 
देव, भत्राहामाचा देव, इसहाकास पृथ वेव. माझा 
पाठिराखा नसला तर आपण मला. रिक्तहम्ते लावून दिळे 
झसलें. मासे. दु: व माझ्या हातांनी : कलेल कष ढवाने 
पाहून काल रात्री आपणाला भ्रमकाविटे. .. 

४३ यावर लाबान याकोबास म्हणाला, ह्या मुटी 
माझ्या मुली आहेत, आणि हीं मुले: ग्रामी -मुलें आहेत; 
हे. कळप आणि :जें. कांहीं तुझ्या रडीसमोर दिसतें 


व त्यांच्या पोटची. मुले यांस मी काय करूं £ डड 
तर चळ, तूं आणि मी आपसांत करार कहे; तो तुझ्या- 
माझ्यामध्ये साक्षी होवो. ४५ तेव्हां याकोबाने एक घोंडा 
घऊन त्याचा स्तंभ उभारिला. ४६ मग. याकोब आपल्या 
भाऊबंदांस म्हणाला, धोंड जमा करा; हें ऐकून त्यांनीं 
बोंडे गोळा करून त्यांची रास केली आणि त्या राशीजबळ 
त जेवले. ४७ लाबानार्ने त्या राशीस यगर-सहद्था 
( साक्षीची रास ) म्हटले व याकोबाने तिला गलेद 
म्हटलें. ४८ लाबानानं याकोबास म्हटलं, आतां ही रास 
तुझ्यामाझ्यामध्ये साक्षीला आहे. म्हणून हिचे नांव गलेद 
( साक्षीची रास ) ठेविले. ४९ तसेंच मिस्पा. हेंहि नांष 
तिला दिलें; कारण तो म्हणालो, आपण परस्परांच्या दृष्टी” 
आंड झालों म्हणजे पेरमेश्रर तुझामाझा साक्षी असो. 
७७% तू. माझ्या कन्यांस दुःख दिलें. किंबा त्मंखिरीज अन्य 
श्रिया. केल्या तर संभाळ; तुझ््मामात्त्यामध्ये कोणी 
मानव नव्हे तर प्रत्यक्ष ठेव साक्षी आहे. ५१ लाबान 
याक्षोबास आणखी म्हणाला, पाहा, तुत्त्यामाझ्यामध्यें 
ही रास, हा त्तंभ, मीं उभा केला आहे. ५२ ही रास 
हा स्नंभ साक्षी: अनिष्ट करण्याच्या हेतूने भी ही रास 
ओलांहृन तुजकडे येणार नाहीं व तुंहि ही रास, हा स्तन 
ओलांहून मजकडे येऊं नये. ५३ भन्राहामाचा. देव, 
नाहोराचा ठेव, त्यांच्या बडिळोंत्य देव आपणां दोघांणा 
न्याय करोत. मग याकोबाने आपला बाप. इसहाक 
ग्रास पूज्य जो ढब त्याची. शपथ वाहिली. ५४ नेतर 
याकोबाने डोंगरावर यज्ञ केला ब आपल्या 'भाऊगंदांस 
भोजनास बोलाविळं:- त्यांनी भोजन करून त्या होंगरा- 
बर रात्र प्रालबिली.. '»५. सक्राळींय लाबान उठला, 
म्यान आपल्या .. कन्यापुत्रांचें चुंबन ' घेऊन त्यांस 
आशीवाद दिला. मग लाबान निघून प्वल्थानी परत 
रोल. १ इकडे याकोब आपल्या वाटेने जात. 
-&. असता. देवदूत त्यांस भेटले. २ त्यांस पाहून 
- > याकोब म्हणाला, हे. देवाचें सैन्य आहे, म्हणन 


- १ अथवा; वडिलांचा गव. 


३.4 


उत्पत्ति 


अ० ३ऐै९:२-२८. 





त्या ठिकाणचे नांव त्यानें महनाइम ( दोन सैन्ये ) 
ठेविलें. 

3 मग याकोबाने सेइर दांत म्हणजे अदोम 
प्रांतांत आपला भाऊ एसाव्र याजकडे जासूद आगाऊ 
पाठविले. / त्यांस त्यानें आज्ञा दिळी क्री माझा 
स्वामी एसाद यांस जाऊन सांगा की आपला सेवक 
याकोब म्हणतो, मी. आजवर लाबानापाशी जाऊन 
राहिलों होतों. ५ आतां माझीं गुर, गाढवे, शेरडां 
मेंढरांचे कळप, 'दास व दासी आहेत: माझ्या स्वामींची 


कृपादष्टि मजवर व्हावी म्हाणून हा. निरोप मी पाठवीत 


आहें. ६ जासूदांनी. परत येऊन यांकोबास सांगितले 
आम्ही आपला भाऊ एसाव यास जाऊन भेटला 
तो. सारणे मनुष्ये बरोषर घेऊन आपणाला भेटावयास 
'येत आहे. ७ हे. ऐकून ” याक्रोब फार भ्याला 
व चिंतेत पडला: .आणि आपल्याबरोबर असलेल 
लोक, झेरडेॅमेंडरे, गुरें व उंट यांच्या त्याने दोन 
- ठोळ्या केल्या. ८ तो म्हणाला, एसावाने येऊन 
'एका टोळीवर हाहा केला तर दुसरी टोळी . पळून 
निभाबल, २९. मंग याकोब म्हणाळा, है परमेश्वरा, माझे 
बडील भव्राहास ब इसहाक यांच्या वदा, तूं मळा 
सांगितले कॉ हू. आपल्या दशी, आपल्या गोतात परत 
जाः : मी तुझे कस्याण करीन... १० तू करुणा ब 
संसता. दाखवून आपल्या दासासाठी जें कांडी केलें 


आहे. सयाला मो. प्रश्र नाही: मा. आपली फक्त एक . 


काठी घेऊन ही. यादेन उतरून गोटी होतो, आणि आलां 
माहया दोन टोळ्या झाल्या आहेत. ११. मला माझा 
शाऊ एसाय याच्या हातांतून सोंडीषवः मला त्याची 
भीति वाटते; न जाणो लो येऊन माझ्या बायका- 
सुलांता ब मळा मारून टाकावयाचा. १२ तू. मला वयन 
दिळ आहे. की मी. तुझे निथ्वये बरे कराने, आणि 


सतुद्वाण्या. अगणित रेलीसारखी तुझी . संतति करीन.. 


१३ ज्या. राची. तो तर्थय राहिला; आणि. आपल्याजवळ 
* जें होते त्यांतून त्यानं आपला भाऊ एसाव याजसाठी 
भेट तयार केढो: १५४ दोनही शेळ्या वे वीस बोकड 
बोनशे मक्या व वीस एडके : :१५ लीस दुभव्या 


"शै५ 


सांडणी व त्यांचीं पोरॅ, चाळीस गाई व दहा. क्षोंड. वीस: 
गाढवी व दहा शिंगरे, १६ या एवढ्यांच त्यानं वेगवेगळे 
कळप केले आणि एकेक आपल्या चाकरांच्या स्वाधीन: 
करून त्यांस सांगितलें, तुम्ही कळपाकळपांत. अंतर ठेवून 
माझ्यापुढे चाळ लागा. १७ त्याने सर्वांच्या पुढल्या 
चाकरास सांगितलें की माझा भाऊ एसाव तुला भेटेल 
व विचारील कीं तूं कोणाचा £ कोठं चाललास £ आणि 
हीं हाकून नेत आहेस ती कोणाची १९ १८ तव्हां त्याला 
सांग क्री. आपला सवक याकोब याची ही आहेत; हीं 
त्यान आपला स्वामी. एसाव यांस भेट म्हणून पाठधिलीं 
आहेत; पाहा, तोहि मागाहून येत. आहे. १९ आणि 


कीं पुढे भेट पाठवून त्यास 
मागाहून त्याचे दशन घेतलं तर तो 
२१ ह्याप्रमाणे त्याची ती. 
भट पुढें गेली व तो त्या रात्री तळावर राहिला । 

२९ सग. सो रात्रीयाच उठून आपल्या वोन. 
बाग्रका. दोन दासी. आणि आपली अकरा. मुलें 
यांस घऊन यब्योक लेढीच्या उताराने पार. गला; 
२३. त्याले ल्यास नंढीप्टीकडे उतकन लावलं... आणि 
आपलें जे कांही होते. तोहि पाठविले. *< याकोन 
एकटाच मागे रोहळला, तेव्हा. कोणा . पुरुषाने 
त्यांच्याशी पहाट दोडेपर्यस झोंबं केली. २८. याकावावर 
आपली सरक्षी होत. नांही हे. पाहून ल्याने त्याच्या 
जंधिस स्प केला लो. याकोब त्याच्याशी झोंबी करीत 
असला. ती. उ्खळली. *६ मंग ती. महणाळा.. पहाट 
होत. आहे, मला जाऊं दे. तो म्हणाळा, तू मला 
आशीवाद. . दिल्यावांचून मी तुळा जाऊ द्यावयाचा. नाही. 
२७ त्याले मग त्यास विचारले, लुझ्षे लांब काय तो 
म्हणाला. याकोब... २८ यावर लो. त्यास म्हणाला, 
यापुढे तुळा याकोब म्हणणार नाहींत, तर उस्ाणूट 
म्हणतील, कारण तू. उेवाशी व मनुप्याशी नेटाने 


अ० ३२५२-३३ २० 


उत्पत्ति. 





झगहून . जय. पावला आहेस. २९ मग याकोबाने | 
बिचारिठें, तुझें नांव काय तें सांग. तो म्हणाला, 
माझें नांव कां पुसतोस ? असें म्हणून त्याने. त्यास 
आशीर्वाद दिला. ३० मग य्राकोबानें त्या. . ठिकाणचॅ 
नांब पनीएल ( देवाचें मुख ) असें ठेविले, कारण तो 
म्हणाला, मीं देवाचें मुख अत्यक्ष पाहूनहि माझा. प्राण 
वांचला. २१ तो पनीएल सोडून चालल. असतां 
सूर्योदय झाला; आणि तो. आपल्या मांडीसुळें लंगडत 
चालला; २२ म्हणून, इस्राएल लोक जनांवरांच्या 
जांधेचा स्नायु आजवर खात नाहींत; याचें कारण हेंच 
कं त्यानें याकोबाच्या जांघेच्या. ल्लायूला स्पर्श केला. 
: . १. यानंतर याकोबाने दृष्टि कर करून पाहिलें 
३ ३४ तो एसाव चारशे माणसें बरोबर - घेऊन. येत- 
आहे असें त्याला दिसले; तेव्हां त्यानें लेआ- व 
राहे. आणि त्या दोन दासी यांच्या हवाली मुळे 
केलीं. २ त्यानें दासी व त्यांची मुळें सर्वांपुढे 
त्यांच्यामागून ेआ ग॒ तिची मुळें आणि सर्वीमागून 
राहेल ब॑ योसेफ आना चालबिलें. २ तो स्वतः त्या 
सर्वांच्या पुढें चालत गेला, आणि भावाजवेळ जाऊन, 
योहचेपर्यत॑ त्यानें सात वेळां 'भूमीपर्येत लबून नमन 
केलें: ४ तेव्हां एसावाने धावत जाऊन त्यास आलिं- 


मजवर प्रसाद झाला असेल तर माझ्या हातची एवढी 
भेट घ्याच, कारण आपलें दशन मला झालें हे जणो 
देवाच्या द्शेनासारखें आहे आणि आपण मजवर प्रसन्न 
झालां आहां. ११ तर आपल्यासाठी आणलेली ही माझी 
भेट घ्याच; कारण देवाने मजवर प्रसाद केल्यामुळें 
मला सवे कांहीं भरपूर मिळालें आहे; असें. म्हणून 
त्याला फार आग्रह केल्यावर त्याने ती भेट 
घेतली. १२. मग एसाव त्याला म्हणाला, चला, आपण 
वाटेस लागून पुढें जाऊं, मी तुझ्यापुढे. चालतों. 
१२. याकोब त्यास म्हणाला, माझ्या स्वामीला ठाऊक 


. । आहे कीं हीं मुलें सुकुमार आहेत; आणि वत्सांस 


दूध . पाजणॉऱ्या शेळ्यामेंढ्या व॑ गाडे यांचें मला 
पाहिलें. पाहिजे; त्यांची एक दिवस फाजील दौड 
केली.. तर अवघा कळप भरून जाईल. १४ तर 
स्वामी, आपण आपल्या दासास सोइन पुढें जा, आणि 
माझीं गुरें, मेंढरे व मुलें यांच्याने चालवेल तसा मी 
हळूहळू चाळून सेईर येथें माझ्या स्वामीकडे येईन. 
१५ मर्ग. एसाव म्हणाला, माझ्या लोकांपैकी कांहीं 
तुजबंरोबरं ठेवू काय ६ तो म्हणाला, कशाला £ माझ्या 
स्वामीची कृपादष्टिं मजवर असली 'म्हणजे पुरें. 
१६ हे ऐकून. एसाव त्याच दिवशीं सेईेरास 'परत 


गने दिलें; “त्यानें त्याच्या 'मानेबर:- मान ठेवून. त्याचें: जावयास निघाला. १७ याकोब भजला करीत 
चुंबन घेते, आणि ते उभयतां' रडले. ५. एसावानें | सुक्कोथास गेला; तेथें त्यानें आपणासाठीं घर बांधिले 
दृष्टि बर करून बायकामुले पाहिली तेव्हां तो । व आपल्या गुरांढोरांसाठीं खोपट्या केल्या, म्हणून त्या 


म्हणाला, तुजबरोबर हीं कोण तो म्हणाला, देवानें | 
आपल्या ह्या दासावर कृपा करून दिलेलीं हीं मुळें 
होत. ६ तेव्हां त्या दासींनीं मुलांसह जवळ येऊन | 
त्यास नमन केलं. ७ मग लेआ व तिचीं मुळें यांनींहि 
जवळ येऊन त्याला नमन केळे, आणि  त्यांच्यामागून 
योसेफ वं राहेल यांनीं जवळ येऊन त्यांस नमन केलें. 
८ मग त्यानें म्हटलें, मला तुझी ही मंडळी - भेटली 
आचा अर्थ कांय £ तो म्हणाला, माझ्या स्वामीची 
कृपादर्दि न्हाषी म्हणून. ९ एसाव म्हणाला; माझ्या- 
पाजी . विपुल आहे, मांझ्या बंधो, तुझें तुलाच 
राहँ द. १० याकोब म्हणाला, नांही, ' नाहीं; आपली | 


२३६ 


ठिकाणाचें नांव सुक्‍्कोथ ( खोपट्या ) पडलें. 

१८ मग याकोब पदन-अरामाहून निघाला तो कनान 
देशांतील शखेम नामक नगरास सुखरूप पोहचला, आणि 
नगराबाहेर तळ देऊन राहिला. १९ जेथें त्याने डेरा 
दिळा होता तेथील कांहीं जमीन त्यानें शखेसाचा 
बाप हमोर याच्या वंशजांकडून दभर कसतीती देऊन 
बिकत घेतली; २० आणि तेथें त्यानें एक वेदी बांधून 
तिचें नांव एल-एलोहे-इस्राएक ( देव, इख्वाएलाचा देव ) 
असें ठेविलें. | 





१. एक विशिष्ट वजनाचें स्प्याचें नार्णे. 


उत्पत्ति 





रण्वण ण धान फके दिवशीं याकोबापासून लेआ हिला 

२९ झोळेली कन्या दीना त्या देशांतील स्रियांस भेटा- 
- बयासं गेली. २ तेव्हां त्या - देशाचा अधिपति 

हमोर नामें हिव्वी. याचा पुत्र शखेम . याची ' नजर 
तिजवर गेली आणि तो तिला घेऊन गेला व तिजपाशीं 
निजून त्यानें तिला भ्रष्ट केलें. ३ याकोबाची कन्या | 
दीना हिजवर त्याचें मन बसलें; त्याचें त्या मुलीवर 
प्रेम जडे आणि त्यानें तिच्या मनास धीर दिला. 
४ मंग शखेम हमोरास म्हणाला, मला ही मुलगी 
बायको करून दे. ५ त्यानें आपली कन्या दीना हीस 
भ्रष्ट केलें हें वर्तमान याक्रोबाच्या कानावस्--आलें तेव्हां 
त्याचे पुत्र रानांत गुरांबरोबर होते ते परत्त येत 
तोंवर याकोब' गप्प राहिला. ६ इकडे शखेमाचा बाप 
हमोर बोलणें करावयासाठीं याकोबाकडे आला. ७ तें 
वर्तमान ऐकून याकोबाचे पुत्र रानांतून घरीं आले; 
शखेमानें करूं.नये तें केळे म्हणजे याकोबाच्या कन्येपाशीं 
निजून त्यानें इखाएलाशीं भ्रष्टाचार केला :म्हणून त्यांस 
मनस्वी दुःख होऊन ते. फार संतापले. ८ हमोरानें त्यांज- 
शीं असें बोलणें लाविळें कीं माझा .पुत्र शखेम याचा जीव 
तुमच्या कन्येकडे लागला आहे तर ती त्याला बायको करून 
द्याच. ९ तुम्ही आम्हांशीं सोयरसंबंध करा; तुमच्या 
कन्या आम्हांस द्या व आमच्या कन्या. तुम्ही करा. 
१० आमच्यांत वस्ती करून राहा; हा देश तुम्हांस 
खुला आहे; त्यांत राहा, व्यापार करा व॑ वतने संपादा. 
११ शखेम दीनेच्या बापास व भावांस म्हणाला, मजवर 
एवढी कृपादष्टि करा म्हणजे तुम्ही मागाल तें मी देईन. 
१२ वाटेल तो मोबदला व. आंदण मजपाशीं. मागा, 
तुम्ही मागाल ते मी देईन; तेवढी मुलगी मला बायको 
करून द्या. १३ आपली बहीण दीना. रखेमानें भ्रष्ट 
केली म्हणून याकक्ेबाच्या पुत्रांनी मनांत डाव धरून 
त्यास व त्यांचा बाप हमोर यांस उत्तर दिलें; १४ ते 
त्यांस म्हणाले, बेसुनत मनुष्यास आमची बहीण देणें 
हें आमच्या हातून होणार नाहीं, आम्हांस .बद्च लागेल; 
4५ तुमच्या सर्व पुरुषांची सुंता करून तुम्ही आम्हां- 
सारखें व्हावे; योच अटीवर आम्ही तुमचें म्हणणें 





अ०३९४:४१-२७ 


मान्य करू. १६ असें झाल्यास आम्ही आमच्या. कन्या. 
'तुम्हांस देऊं, तुमच्या कन्या आम्ही करूं, आणि 
आमची वस्ती तुमच्याबरोबर होऊन आपण एक राष्ट 
बनूं; १७ पण सुंता करण्याच्या बाबतींत तुम्ही आमचें. 
न ऐकाल तर आम्ही आमच्या कन्येस घेऊन जाऊं. 

१८. त्यांचें हें म्हणणें हमोर व त्याचा पुत्र शखेम' यांस 
मान्य झालें. १९ त्या तरुणानें तसें करण्यास विलंब 
लाविला नाहो, कारण याकोबाच्या कन्येवर त्याचें 
मन बसलें होतें; त्याचा मान त्याच्या बापाच्या 
घराण्यांतल्या सर्वाहून मोठा होता. २० त्यावर 
हमोर व॒ त्याचा पुन्न शखेम. यांनीं. आपल्या 
नगराच्या वेज्ञीपाशीं जाऊन नगरवासी लोकांशीं असें 
बोलणें लाविलें की, २१ हीं माणसें. आपल्याबरोबर 
सलोख्याने राहणारी आहेत, तर यांस . देशांत 
राहून व्यापारउदीम करू द्या; पाहा, त्यांस वस्ती 
करून राहण्यास . पुरे इतका हा देश विस्तीर्ण आहे; 
आपण त्यांच्या मुली . बायका करू आणि आपल्या 
मुली त्यांस देऊं. २२ आपल्यांत राहून एक राष्ट्र 
होण्यास ते ज्या अटीवर मान्य आहेत ती हीच कीं त्यांची 
सुंता झाली आहे तक्षी आपल्यांतल्या सवे पुरुषांची 
सुंता. व्हावी. २३, हें, केल्यास त्यांचे कळप,. मालमत्ता. 
आणि त्यांचीं सगळीं जनावरें हीं आपलीं नाहींत का 
होणार £ एवढें त्यांचें . म्हणणें मान्य करूंर्‍या, म्हणजे ते 
आपल्यांत वस्ती करून .राहतील. २४ हमोर य त्याचा 
पुत्र शखेम यांचें म्हणणें वेशींतून येणाऱ्याजाणार्‍्या 
सर्वांनी ऐकले; ..मग त्या नगराच्या वेशींतून , येणाऱ्या-. . 
जाणाऱ्या सव पुरुषांची सुंता झाली. २५, आणखी 
असें झालें कीं तिसऱ्या दिवशीं ते बेजार असतां .याकोबाचे 
दोन पुत्र म्हणजे दीनेचे.. भाऊ . दविमोन व लेवी 
यांनी आपआपली तरवार हातीं घेऊन त्या शहरावर 
अवचित छापा घातला. आणि तेथल्या सर्वे पुरुषांची 
कत्तळ केली. २६ हमोर व त्याचा पुन्न शखेम यांचाहि 
तरवारीने वध करून ते दीनेस शखेमाच्या . घरांतून 
काहून घेऊन गेळे. २७ हा असा वध केल्यावरहि 
याकोबाच्या पुत्रांनी त्या वध केलेल्यांवरून जाऊन तें 


- विर 


ञअ५ ३४ः शू ४--डै/»: क्व 


द. 


उत्पात 





शहर लुटिळे. कारण त्यांनीं त्यांची बहोण दीना हिला | ७ तेथें त्यानें एक वेदी बांधिली व त्या स्वास एल- 


अष्ट केलें होते. २८ त्यांची दोरडेमेंडरॅ. गाईवेल, 
गाढवे आणि र्‍या झहरांतळें व दोतांतळे होतेनव्हतं 
ते. सार॑ त धेऊन शेले. २९९ त्यांचं अवघे वन, 
ऱ्यांची सवे. मुलेबाळे व रिया आणि त्यांच्या घरांत 
जें कांहीं सांपडलें. ते॑ सगळं हस्तगठ कूल त्यांनीं 
ळुटळें. ३८ तेव्हां शिमोन व लेयी. यांस . याकोब 
प्हणाळा. या. देशचे रांहेवासी कनाना. व परिज्ञी 
ग्रास माझा वीट येंडॅल असें तुम्ही करूल मला 
संकटांत घातले आहे; माझे ठाक मुठभर आहेत, 
प्हणून ते मत्तवर येऊन माझी कत्तळ कारेतोळ आणि 
प्राझा त्र माझ्या घराण्याचा फडशा उडवितील. २३ 
ने म्हणाले, त्यांनी. आमच्या बहिणीशी वेश्येप्रमार्णे 
ज्यवहार करावा कीं काय? 
* १ मग देवाने ग्राकोबाला सांगितलें कों 
8 उठं,- वर जाऊन. बेथेल येथ्रे राहा; आणि तूं 
“आपळा भाऊ एसाव याच्यांपुद्रन पळून चालला 
असतांना ज्या देवाने तुला दढोन दिलें होतें 
ऱ्याजप्रीन्यर्थ तेथें जेदी बांध. > मग याकोब आपल्या 
चरच्या मंडळींस य आपल्याबरोबरच्या सगळ्या 
माणसांस म्हणाला, तुमच्यापाशी जे अन्य देवं आहेत 
ते. सव फेकून द्या व शचिभूत होऊन आपलीं 
वसे बदला. २ आपण येंथून वर ब्रेथेलास जाऊं: 
तेथें मा. दवापीत्यथ बदी बांथोन: त्याने माझ्या 
संकटसमय्रीं माझे ऐकले: आणि ज्या वाटेनें माँ प्रवास 
करीत होतों तौंत तो मजबरोबर होता. ४ तेव्हां 
त्यांनी आपल्यापाशी असलेले अन्य देव. आणि 
आपल्या कानांत असलेलीं कुंडळें याकोबाच्या हंबाळॉ 
केलीं: आणि आोकोबाने ठाखेमाजवळु असलेल्या एला 
बृक्षाखालीं नीं पुरून टाकिलॉ. ५ मग त्य़ांनों कूच केलें: 
आणि - आसपासच्य़ा ' नगरांतल्या लोकांच्या मनांत 
दवानें अशी दहात उत्पन्न केली की ते. याकोब- 
'मुत्राच्या पाठीस ळागले. नाहींत. १ ह्या प्रकारें याकोब 
सापल्य़ाबरोबरच्या सर्व लोकांसह कनान देओल लूज 
म्हणून शहर आहे. ( हच बेथेल ) तेर्थे येऊन पोहंचला. 


बेथेळ (बेथेळचा देव ) हें नांव दिलें; कारण तो 
आपल्या भावापासून पळून चाललो. असतां येथेंच देव 
त्याला प्रगट झाला ' होता. ८. तेथें रिबकेचा दाई 
दबोरा ही मरण पावली व तिला बेथेलच्या खालच्या 
बाजूस अल्लमेंन वृक्षाखाली पुरि: ह्या. वृक्षाला 
अल्लोन-बाकूथ ( स्दनवक्न ) असें नांव ठेविळें, 

२ याकोब पदन-अरामाठून परतत आल्यावर देवानें 
त्य़ाला पुनः देन दऊन वर दिला. १० ढेव त्याला 
म्हणाला, तुझें नांव याकीब आहे; पण इतःपर तुला 
याकोब म्हणणार नाहींत, तर तुला इस्राएल हें नांव 
प्रा होईल: आणि देवानं त्याला इस्राएल हें नांव ' 
दिळें. ३३ देव त्याला आणखी म्हणाला, मी सर्वसमर्थ 
देव आहें: तूं फलदूम होऊन बहुयुणित हो; तुजपासून 
एक राष्ट्रच काय, तर राष्ट्रसमूह्‌ उत्पन्न होईल: आणि तुझ्या 
पोटो राजे. निमाण होतोल. १२ आणि जो देश मों अब्रा- 
हाम व इसहाक यांस दिला तो तुला देईन आणि 
तुझ्यामार्ग तुझ्य़ा. संततीसहि तो देईन. १4६ मग देवाने 
जेथें याकोबाशीं भाषण केलें होतें तेथूनच आरोहण केलं; 
१४ आणि जेथे देवाने याफोबाशीं भाषण केलें होतें तेथे 
त्याने एक पाषाणस्तंभ उभा केला आणि त्यावर 
पेग्रापॅ॑ण. करूस त्यास तेलाभ्यंग केला. १५ जेथें 
देवाने याकोबाशीं भाषण केलें होतें त्या स्थलाऱचें नांव 
याकोबाने बेथेल ठेविलें. 

३५ मग त्यानें बरेंथेलाहून कूच केलें आणि 
एफ्रांथ गांव कांटींसा दूर असतां राहेलीस असह्य 


प्रसूतिवेदना होऊं लागल्या... १७ अशा प्रसूति- 
ब्रेदना होत. असतां सुडेण तिला म्हणाली, मिऊं 


नको, कारण हाहि पुत्रच आहे. 3८ ती तर मरण 
पावली. तिचा प्राण जातांजातां तिनें मुलाचें नांव 
बेन-ओनां ( माझ्या दुःखाचा पुन्न ) ठेविले; तथापि 
त्याच्या बापाने . त्याचें नांव बन्यामीन (माझ्या 
उजव्या हाताचा पुत्र) असें ठेविलें. १९ ह्याप्रमाणें 
राहेल मरण पावळो आणि एफ्राथ (हेंच बेथल्हेम ) 
गांवाच्या वाटेवर तिला पुरिलें. २० मग याकोबाने 


ड्ट 


उत्पत्ति 


अ० रे५:२०-ट्रेदःररू 


ता ययन र ळळायेबळामेनळाळळाकवळाळकळककळााळ 
तिच्या कबरेवर. एक स्तेभ उभारला; तो राहेलाच्या. | वाढल्यामुळें ज्या द्शांत ते उपरी होते तर्थे तेवढ्यांचा 


कबरेवरचा स्तंभ आजवर कायम आहे. 

२१ गेतर इसख्राएलाने कूच करून एदेर कोटाच्या पळोकडे 
आपल्ा डेरा दिला. २२ इत्नाएल त्या प्रदेशांत राहत असतां 
रऊबेन हा आपल्य़ा बापाची उपपन्नी बिल्हा हिजपाशीं 
गेला, हें इस्राएलाच्या कानावर गेलें. 

: य्ाकोबास बारा पुत्र होत; २३ लेआ हिचे पुत्र: 
याकोंबाचा ज्येष्ट पुत्र रळबेन आणि शिमोन. लेवा, 
यहूदा, इस्साखार व जबुलळून: २४ राहेलीचे पुत्र: 
योसेफ व बन्यामोन:ः २५ राहेलीची दासी बिल्हा 
हिचे पुत्र: दान व नफतालो; २६ आणि लेआची 
दासी जिल्पा हिचे पुत्र: गाद व आशेर; हे याकोंबाच 
पुत्र. त्याला .पदन-अरामांत झाले. २७ मग कियांथ 
अरबा म्हणजे हेञरोन येथील मश्रे नामक राईत याकोब 
आपला चिता इसहाक ग्राजकडे. गला; तेथेच अब्राहाम 
व इसहाक हे पूर्वी वस्तीस होत. 

२८ इसहाकारचे वय एकडऐशीं वर्षांचं हाऊन २२ 
त्याचें प्राणोत्कमण झालें: -नो ग्रद्ध व पुर्‍या वयाचा होऊन 
. मृत्यु पावला आणि स्वजनांस जाऊन मिळाला; त्याच पुत्र. 
एसाव आणि य़ाकोब यांनीं त्यास मूटमाती दिली 

१ फसाव म्हणजे अदोम याची वेज्ावळ :--- 

२ एसावानें .क्रनानी . कन्यांतून बायक्रा केल्या. 

एलोन हित्ती याचा कन्या आदा, सिबोन हिव्वी 

याची नात. म्हणज्ञे अनाची कन्या अहलाबामा, 
३. आणि इश्माएलाची कन्या. नबायोथाची बहीण 
बासमाथ ह्या ब्रायका त्यानें केल्या. ४ एसावापासून 
आदेला अलीपाज व बासमाथ्रेला - स्गुवेल :हे. पुत्र. झाले; 
५ आणि अहलीबामेस यऊश, यालाम वः कोरहू, हे 
झाले. हे एसावाचे पुत्र: हे त्यास कनान दह्यात झाळे, 


६. मग एसाव आपल्या स्त्रित्रा, 'पु्, क्रन्या, आपल्या: 


घरची सवे माणसं, आपलीं गुरेंडोरें व इतर जनावरे, 
आणि कनान देशांत संपादिलेळे घन हीं सर्वे : घऊन 
याकोब राहत होत्ता तेथून दूर देशीं निघून गेला. 
७ कारण त्यांची संपत्ति एवढी. वाढली कीत्यांस एकत 
राहण्याची. सोयच नव्हती; तसेंच त्यांचीं. गुरेंडोरें फार 


३९ 


समावेश होईना. ८ म्हणून एसाव सेई्र नामक पहाडी 
प्रदेशांत वस्ती करून राहिला. एसाव हाच अदोम. 

९ सेइर नामक पहाडी प्रदश्ञांत राहणाऱ्या अदोमी. 
लोकांचा मुळपुरुष एसाव याची वंशावळ :--- 
१३० एसावाच्या पुत्रांची नांवे हो: :एसावाची बायको 
आदा. हिचा पुत्र अलीपाज आणि: 'एसावाची - बायको. 
बासमाथ हिचा पुत्र रयुवेल. ११ अलीप्राज .याचे पुत्र 
तेमान, ओमार, सपो, गाताम आणि कनाज हे 
होले. १२ एसावाचा पुत्र अलीपाज याची तिश्रा 
म्हणून एक उपपत्नो होती, तिच्या. पोटीं त्याला अमा- 
लेक झाला. एसात्राची बायको आढा हिचा हा वेश. 
१३ रगुवेलाचे पुत्र नहाथ, जेर्‍ह, शाम्मा व मिज्जा हे 
होते; एसावाची वायक्रो वासमाथ हिचा हा वंश. 
१४ सिंबोनाची कन्या अना, हिचा कन्या अहलीबामा 
ही. जी एसावाची बायको तिच्यापासून एसावाला 
यऊडा, यालाम व कोरह हे पुत्र झाले. 

१५ एसाववंद्यांतले सरदार झाले त हे: एसावाचा 
वडोल पुत्र अलोपाज, याचे पुत्र सरदार तेमान, सरदार 
ओमार, सरदार सपो, सरदार कनाज, १४ सरदार क्रोरह, 
सरदार ग्ाताम व सरदार अमालेख; अदोम देशांत 
अलीपाज याच्या पोटीं हे.. सरदार झाले. हे आदेचे 
पुत्र. १७ एसावाचा पुत्र रगुवेल याच पुत्र हे: सर- 
दार नहाथ. सरदार जेरह,. सरदार. आम्मा. व सरदार 
मिज्जा, हे सरदार रगुवेलास .अदोम- दशी;- झाले; 
एसावाचची बायका बासमाथ हिचे :हे:.प्रत्न:: ३८ नार्‍साबाची - 
बायको अहलीह्ममा, हिचे. 'झत्र-र्‍हे. ६: सरदार यऊदा; 
सरदार यालाम्‌.>व; सरदार : कोरइ::ह्- सर्वा. एसाकाची. 
बायको. अहल्गरबामा, :अनात्ो:.. कल्याः-...हित्म: झाले. 
१९: 'अदोम --म्हणजे : एसाव:- याचा हा.. वेश, .न्यांतखे: 
सरवर हे होत 














वेशांते सरदार .होत: २२- लोटानाचे पुत्र होरी व 


अ० .३६:२२-४७:१० 


उत्पत्ति 





हेमाम हे होत; लोटानाची बहीण तिश्रा ही होती. 
२३ शोबालाचे पुत्र अलवान, मानहाथ, एबाल, शपो 
व ओनाम हे होते. २४ सिबोनाचे पुत्र अय्या व अना 
हे. होते. आपला बाप सिबोन याचीं गाढवे राखीत 
असतां ज्याला रानांत उष्णोदकाचे झरे सांपडले तोच 
हा अंना. . २५ अनाोचा पुत्र दिशोन व कन्या अहली- 
बामा. २६ दीझानाचे पुत्र हेमदान, एरबान, यित्रान 
व करांन- हे होत. २७ एसराचे पुत्र बिल्हान, जावान 
व अकांन हे होत. २८ दीशानाचे पुत्र ऊस व अरान 
हे होत. २९ होर्‍्यांपक्रीं जे सरदार झाले ते हे: 
सरदार लोटान, सरदार शोबाळ, सरदार सिबोन, सरदार 
अना, २० सरदार दीशोन, सरदार एसर, सरदार 
दीशान; सेईर देशांतील होऱर्‍यांचे सरदार हे होत. न 

३१ इस्राएल लोकांवर कोणीं राजाने राज्य करण्या- 
पूर्वी अदोम देशावर ज्या राजांनीं राज्य केलें ते हे: 
३२ बौराचा पुत्न बेला यानें अदोमांत राज्य केलें; 
त्याची राजधानी दिन्हाबा हें नगर होतें. ३३ बेला 
मेल्यावर बला येथला जेरहाचा पुत्र. योबाब त्याच्या 
गादीवर बसला. ३४ योबाब मेल्यावर तेमानी यांच्या 
देशाचा .हुशाम त्याच्या गादीवर बसला. ३५ हुशाम 
मेल्यावर बंदाद याचा पुत्र हदाद त्याच्या गादीवर 
बसला; यानेंच मवांब मैदानांत मिद्यान्यांचा .मोड 


केला; त्याची राजधानी अवीत शहर होतें. ३६ हदाद 


मेल्यावर माखेका. येथील साम्ला त्याच्या गादीवर बसला. 


३७ साम्ला मेल्यावर फरात नदाच्या तीरी रहोबोथ : 


नामक नगर होतें तेथला शल त्याच्या गादीवर. बसला. 
३८ शोळं मेल्यावर अकबोराचा पुत्र बाल-हानान 
त्याच्या गादींवर बसला. २९ अकबोराचा पुत्र बाल- 
हानान हा मेल्यावर हदार त्याच्या गादीवर बसला; 
त्याची राजधानी . पाऊ होती. त्याच्या बायंकोचें नांव 





एला, सरदार प्रीनोन, ४२ सरदार कनाज, सरदार तेमान, 
सरदार सिब्सार,. ४३ सरदार माग्दीएल व सरदार इराम; 
अदोम वंझांतल्यांनी जो देश वतन करून घेतला, 
त्यांतल्या त्यांच्या वस्तीप्रमाणें त्यांच हे सरदार होत. 
अदोमी लोकांचा मूळपुरुष एसाव याचा हा वृत्तांत. 
१ याकोब कनान देशांत वस्ती करून 
३५9 राहिला; तेथेंच त्याचा बापहि उपरी म्हणून 
राहिला होता. २ याकोबवंशाचें अतत हें 
योसेफ सतरा वर्षांचा असतां आपल्या भावांबरोबर 
कळप चारीत असे; तो मुलगा आपल्या . पित्याच्या स्त्रिया 
बिल्हा व जिल्पा यांच्या पुत्रांबरोबर असे; तेव्हां 
त्यानें त्यांच्या दुर्वतनाविषयींची खबर आपल्या बापास 
दिली. ३ इस्राएह आपल्या सवे पुत्रांहून योसेफावर 
फार प्रीति करीत असे, कारण तो त्याचा वृद्धाप- 
काळचा पुत्र होता; त्यानें त्याजसाठीं पायघोळ झगा 
केला होता. ४ आपला बाप आपल्या इतर सवे भावां- 
हून त्याजवर अधिक प्रीति करितो हें पाहून ते त्याचा 
द्वेष करू लागले, व॒ त्याच्याशीं सलोख्याचे भाषण 
करीनातसे झाले. 
५ योसेफाला एक स्वम पडलें, तें त्यार्ने त्यांस सांगि- 


। तलें तेव्हां तर ते त्याचा अधिकच द्रेष करूं लागले. ६ तो 


त्यांस म्हणाला, मला पडलेलें स्वभ़ ऐका: ७ पाहा, आपण 
शेतांत पेंढ्या बांधीत होतों तों माझी पेंढी उठून उभी 
राहिली; तेव्हां तुमच्या पेंढ्या माझ्या पेंढीसभोवतीं उभ्या 
राहिल्या व त्यांनीं तिला वंदन केलें. ८ हॅ ऐकून त्याचे भाऊ 
त्यास म्हणाले, काय, तूं आम्हांवर राज्य करणार ? तूं आम्हां- 
वर सत्ता करणार १ आणि त्याच्या स्वप्तांमुळें व भाषणामुळे 
तर ते त्याचा अधिकच द्वेष करूं लागले. ९ पुढें त्याला 
आणखी एक स्वप्न पडलें, तेंहि त्यानें आपल्या भावांस 
सांगितलें; तो .म्हणाला, पाहा, मला आणखी एक स्वप 


महेटाबेल; ही मे-जाहाबाची कन्या जी मात्रेद तिची । पडलें, तें असें कीं, सूर्य, चंद्र व अकरा नक्षत्रे यांनीं 


कन्या होती. 


मला वंदन केलें. . १० त्यानें हें आपल्या बापास च 


- ४० एसाववंशांतील -सरदोरांची कुळें व स्थाने यांवरून । भावांस सांगितटें; तेव्हां त्याचा बाप त्याचा निषेध 


जीं नांवें मिळाली तीं हीं, होत : सरदार तिम्रा, सरद € 


करून म्हणाला, हेकसलळें स्वम़ तुला पडलें१ काय, 


आल्वा, सरदार यतेथ, :४१ सरदार अहलीबामा, सरदार । मी, तुझी आई व तुझे बंधु हे भूमीपर्येत ळवून बुला: 
७४० 


अ० ३७१०-३५ 





_ करण्यास तुजपुढें येणार ९ ११ त्याचे भाऊ 
त्याचा हेवादेवा करू लागले, पण त्याचें म्हणणें 
बापाने. मनांत ठेविलें. १२ यानंतर त्याचे भाऊ 
कळप चारावयास शखेमास गेले. १३ मग इस्राएल 
योसेफास म्हणाला, तुझे भाऊ शखेमास कळप चारीत 
आहेत ना£ तर चल, मी तुला त्यांजकडे पाठवितों. 
तो. म्हणाला, हा मी तयार आहें; १४ आणि त्यानें 
त्यास सांगितलें, जा, तुझे भाऊ आणि कळप कसे 
काय आहेत याचा समाचार घेऊन मला बातमी 
आण. याप्रमाणें. त्यानें त्यास हेश्रोन खिंडींतून रवाना 
केलें व तो शखेमास जाऊन पोहंचला. १५ तो तेथें 
'इकडे तिकडे भटकत असतां एका मनुष्यास आढळला, 
तेव्हां त्यानें त्यास विचारिळें, तूं काय शोधीत आहेस १ 
१६ तो म्हणाला, मी आपल्या भावांना शोधीत 
आहें; ते कोठें कळप चारीत आहेत तेवढें मला सांग. 
१७ तो मनुष्य म्हणाला, ते येथून निघून गेळे आहेत; 
आपण दोथानास जाऊं असें त्यांस बोलतांना मीं ऐकलें. 
. सग योसेफ आपल्या भावांचा शोध काढीत गेला व 
ते त्यास दोथान येथें सांपडले. 

१८ त्यास दुरून येतांना त्यांनीं पाहिलें तेव्हां तो 
त्यांच्याजवळ येऊन पोहंचण्यापूर्वी त्याला कपटानें मारून 
* यकण्याचा त्यांनीं बेत केला. १९ ते. एकमेकांस म्हणाले, 
पाहा, तो स्वमदर्शी येत आहे; २० तर चला, आपण 
त्माला ठार करून एका खाड्यांत टाकून -देऊं, आणि मग 
सांगूं कीं कोणा हिंस्र श्वापदार्ने त्याला खाऊन टाकिले; 
मग पाहूं त्याच्या स्वप्नांचे काय होतें ते. २१ हें रऊबेन 
याच्या कानीं आलें; तेव्हां त्यानें त्यांच्या हातांतून त्यास 


सोडविले, तो त्यांस म्हणाला, आपण त्याचा प्राण घेऊं 


नये. २२ रऊबेन त्यांस म्हणाला, रक्तपात करूं नका, या 
रानांतल्या खाड्यांत, त्याला टाका, पण त्याजवर हात 
अकूं नका. त्यांच्या हातांतून सोडवून त्यास बापाकडे 
परत पाठवून द्यावे म्हणून तो असें म्हणाला. 
२३ योसेफ आपल्या भावांपाशीं पोहंचला, तेव्हां 
त्याच्या अंगांत पायघोळ झगा होता तो त्यांनीं 
काढून घेतला, २४ आणि त्याला धरून खाड्यांत 


टकून दिले; तो खाडा कोरडा होता, त्यांत पाणी 
नव्ह्ते. ड्ञ 
२५ मग ते दिदोरी खावयास बसले असतां, त्यांनीं 
वर' नजर करून पाहिळें तों इस्माएली लोकांचा एक 
काफला उंटांवर मसाला, ऊद॒व. गंधरस लादून 
गिलादाहून मिसरास जात आहे असें त्यांस दिसलें. 
२६ तेव्हां यहूदा आपल्या बंधूंस म्हणाला, आपण 
आपल्या भावास ठार मारून त्याचा खून छपबिला तर 
लाभ काय? २७ चला, आपण त्यास या इश्माएली 
लोकांस विकून टाकू; आपला हात त्याजवर पढं 
नये; कर्से झाळें तरी तो आपला बंधु, आपल्या 
हाडामांसाचा' आहे. हें त्याच्या बंधुंस पसंत वाटलें. 
२८ ते सिद्यानी व्यापारी जवळून चालले तेव्हां 
त्यांनी योसेफास त्या खाड्यांतूत ओढून बाहेर 
काढिले आणि त्या हइर्माएली लोकांस वीस रुपयांस 
विकून टाकिलें. ते योसेफास मिसर देशांत घेऊन गेले. 
.२९ रऊबेन खाड्याकंडे परत. येऊन पाहतो तों योसेफ 
खाड्यांत नाहीं, म्हणून त्यानें आपलीं वस्रे फाडिलीं. ३० 
नो आपल्या बंधूंकडे परत येऊन म्हणाला, मुलगा तर 
नाहीं; आलां मी कोठें जाऊं १ ३१ मग त्यांनीं योसेफाचा 
झगा घेतला व एक बकरा मारून तो झगा त्याच्या 
रक्तांत भिजविला; ३२९२ मग त्यांनीं तो पायघोळ 


झगा पाठवून . दिला; तो त्यांनी आपल्या बापाकडे 


आणून म्हटलें कीं हा आम्हांस सांपडला; हा आपल्या 
पुत्राचा झगा आहे कीं काय ते. ओळखा. ३३ त्यानें 
तो ओळखून. म्हटलें, हा. माझ्या मुलाचाच शया हिंद 
श्वापदानें त्यास खाहें,. योसेफाला फाडून टाकिले यांत 
संशय नाहीं. २४: तेव्हां याकोबाने, . आपलीं. क्ले 
फाहून कंबरेस गोणताट गुंडाळिळें. आणि .' आपल्या 
पुत्रासाठी पुष्कळ दिवस शोक केला. ३५ त्याचे 
पुत्र व कन्या: हीं सवे ःयाचें सांत्वन करावयास त्याच्या 
जवळ गेलीं; पण तो : कांहीं. केल्या समाधान न 
पावतां.. म्हणाला, मी शोक करीत -करीत अघोलोकी . 
आपल्या पुत्राकडे जाईन. असा त्यांच्या बापास. त्याज- 
साठीं शोक केला. । 


४१ 


अ०- देऊ ३६-३८: २४ 


उत्पि 





* ३६ " मिद्यानी लोकांनीं योसेफास मिसंरांत नेऊन 
पोटीफर नामक्र फारोचा एकर अंमलदार, गारद्यांचा 
सरदार होता, त्यास बिकून टाकिले. 

१ या. सुमारास यहूदा आपल्या भावांस 

शट सोडून खालच्या प्रदेशी. गेला आणि अदुल्लाम- 
कर. हीरा नामक मनुष्याच्या घरीं.. जाऊन 
राहिला. २ तेथें. शवा नांवाच्या एका कनानी 
मसुष्याची :!कन्या त्याच्या दृष्टीस पडली; ब्यान तिला 
बायको . करून तो. तिजपाशीं गेला. २ ती. गर्भवती 
होऊन तिला पुन्न 'झाला, त्यानें त्याचें नांव*एर ठोवले. 
४. ती पुनः गर्भवती होऊन तिला पुत्र झाला; 'तिनें त्याचे 
नांव: ओनान ठेबिलें; ५. पुनः :तिला एक. पुत्रं झाला 
त्याचें नांव तिने - झेला ठेविले. तो झाला तेव्हां: यहूदा 
कजीब येथें. राहत.. होता. ६ : मग यहूंदानें आपला 
ज्येष्ट पुत्र एर याला. बायको “करून दिली, तिचें :मांव 
तामार::.असें ' होते; ७ 'पण. यहूदाचा ज्येष्ट , पुत्र * एर 
हा. परमेश्वराच्या दृष्टीनें दुष्ट होता म्हणून परमेश्वरानं 


ब्याला.व्माझून 'टाकिलं. ::<८ मग: यहूदा *ओनान यास: 


म्हणाळा, आपल्या. भावजयीपाशीं जा. आणिः :द्राच्छ 
धर्मास अनुसरून “भावाचा वंश. 'वालोब्र; पण. ओनान 
यास. ठाऊक होतें कीं !:संतति. 'झाळी तर :ती: “आपली 
होणार. नाहीं, म्हशून तो. आपल्या भार्ईजत्रींबाशी जाई 
तेष्हां--आपळें;:वीये जमिनीवर पाडी; हेसु- हाच कीं, 
झापल्या भावाला :आपल- ब्रीज देऊ, नये. १० हॅ 
ह्याचें छुत्य : परमेश्वरास : दुष्ट *वाटेल्यावरूनः त्यालाहि 
त्ये मारून खाकिलें... १३. महूदा .आपठी:.सून 'तामार 
हिळा म्हणाला; . माझा::.पुंत्र” दोल्म-- वयांत्त ग्ेईपर्यंत 
आपल्या बापाच्या धरीं वेधव्यदर्शेत राहा; त्याला 
बाटले: कीं . शेळाहि आपल्या. मावांप्रमार्णे - मरावयाचा. 
मग तामारू आपल्या बापाच्या घरीं: जाऊन राहिली... : 
'१२ बराच काळ लोटल्यावर. यहूदाची चायको जी 
झवाची कन्या ती मरण. . पावली; तिच्यासाठी शोक 
करण्याचें संपल्यावर . यहुदा. आपला मित्र. अदु्ञामकर 
हीरा याजबरोबर. तिश्रा येथें आपल्या मेंढरांची लोकर 


कोणीं सांगितले कीं तुझा सासरा आपल्या. मेंढरांची 
लोकर कातरण्यासाठी तिम्रा य्रथे जात आहे. 
१४ तेव्हां तिने आपलीं वेधरव्यवस्त्रें उतरली व वुरखा 
लेऊन आपलें झरीर ल॑पेट्न घतलं आणि तिश्राच्या 
सडकेवरील एनाईम .गांबाच्या वेशीपाशीं ती जाऊन 
बसली; शेला प्रौढ झाला असूनहि अजून आपणाला 
त्याची बायको केलं नाहीं असें तिला दिसून आलि 
होतें. :१५ यहूदानं तिला पाहिलं तों त्याला . वाटलें, 


ही :- कोणी श्या असावी, कारण तिनं आपलें 
नोंड झाकले होते. १६ तेंव्हा ही. आपली 
सून आहे हें न: कळून तो वाटेवरून 


तिजकडे - वळून म्हणाला, चल, मला तुजपाशी येऊं 
द. . तेव्हां ती म्हणाली, माझ्यापाशी आलास तर 
मला. काय डक्षील ९ १७ तो म्हणाला, मी आपल्या 
कळपांतलें एक करडू ' तुला पाठवून देईन: ती 
म्हणाली, तें: पाठवीपग्रैत ' काय हडप ठेवशील £ 
१८ तो. म्हणाला, : तुला काय हडप देऊं £ ती म्हणाली, 
तुझी सुक्र्का, गोफ व हातांतील काठी ढ. हीं तिला 
देऊन तो तिच्यापाशी गला तेव्हां तिला ' त्याजपासून 
गभ राहिला. ::१९ तेथून. . ती : निघून .गेली: “आणि 
आपला. .: बुरखा काढून आपलीं :वैधव्यबसतरें . पुन्हां 
ल्याली: २०. मग त्या ल्रीपासून आपलें हडप . आणण्या- 
साठीं आपला मित्र. * अदुद्ञामकर याच्या: हातीं 
यहूदार्न एक 'करहे पाठविलं& पण. त्यांला ती कोठें 
सांपडली - नाहीं. :.२१ : मग , त्यार्ने: तेथल्या: लोकांस 
क्विरिलें, एनाईमः .गांवापार्शी : वाटेवर: 'एक" ' वेश्या 
होती ती कुठें. आहे १ ते म्हणाले, "येथे कोणी वेऱ्य़ा 
नव्हती. २२ मगः. तो यहूदाकडे परत ' जाऊन 
म्हणाला, मला . कांही ती: : सांपडली - नाहीं; तेथचे 
लोकहि म्हणाले कीं. . येथें. कोणी - वेश्या नव्हती. 
"२३. तेव्हां यहूदा म्हणाला, ते हडप तिजपाशींच राहूं 
दे, नाहींतर तेथचे लोक आपली छीथू करितील; मीं 
तर करडू पाठविलें, पण तुला ती सांपडली नाहीं. 

. “२९४ या गोष्टीस सुमारें तीन महिने झाले तेव्हां कोणीं 


कातरणाऱ्यांकडे वर गेला. १३ तेव्हां . तामार हिल्म ! यहूदास: सांगितलें कीं तुझी सून तामार हिनें वेश्या- 
श्र 


उत्पत्ति 


अ० ३८५२३०३९१८ 





कर्म केळें व त्या. शिंदळकीमुळें तिला गभेहि राहिला 
आहे. तेव्हां . यहूदा . म्हणाला, तिला बाहेर काढून 
जाळून टाका. २५ तिला बाहेर काढिले तेव्हां तिनें 
आपल्या सासर्‍यास निरोप पाठविला कीं या वस्तु 
ज्या पुरुषांच्या . आहेत. त्याजपासून मला गभे राहिला 
आहे; आणखी ती म्हणाली, नीट डोळे उघडून पाहा; 
'ही मुद्रिका, हा गोफ व ही काठी कुणाची आहे ती. 
२६ खहूदार्ने त्या ओळखून म्हटलें, माझ्यापेक्षा ती 
अधिक क्षमापात्र आहे; कारण मीं आपला पुत्र शेला 
तिला नवरा करून दिला नाहीं; यापुढें त्यानें कथा 
तिजशीं. संबंध केला नाहीं. २७. तिच्या प्रसूतिसमयीं 
तिच्या पोटांत जुळी आहेत असें दिसून आले. 
२८ तिला वेणा होत असतां, एका . बाळकाचा हात 
बाहेर आला तंव्हा सुहणीनं त्याच्या हाताला. लाल 
सूत बांधून म्हटले, पहिला हा बाहेर पडला. 
५९ त्यानें आपला हात .आखडून घेतला तेव्हां त्याचा 
भाऊ बाहेर पडला: तेव्हां सुईण म्हणालो, तू. आपल्या- 
साठी कशी .वाट फोडिलीस १ म्हणून त्याचें नांव 
पेरेस. असे पडल. ३०. मंग ज्याच्या हातास लाल 
सूत: बांधिले होतें तो त्याचा भाऊ बाहेर पडला 
आणि त्याचं नांव ज़ञेरह ठेविलें. 
१ इकडे य्रोसेफास मिसरांत नेट तेव्हा ज्या 
९ इइमाएली लोकांनीं त्यास तेथें नें होतें त्यांज- 
पासून त्यास पोटीफर नांवाच्या एका 'मिसऱ्याने 
विकत घेतले: तो फारोचा एक अंमलदार असून गारद्यांचा 
सरदार. होता. २ परमेश्वर य्रोसेफाबरोबर असल्या- 
कारणार्ने तो भाग्यवान पुरुष झाला: तो आपल्या 
मिसरी भन्याच्या घरीं असे. ३ परमेश्वर त्याजबरोबर 
असल्याकारणाने जें काहो तो हाती घेतो त्यास परमे- 
श्वर यश देतो असें त्याच्या धन्यानं पाहिले. ४ योसफा- 
वर तो प्रसन्न झाला; योसेफ त्यशचा हुजऱर्‍्या,:झाळा 
युढें त्यान त्याला आपल्य़ा । घरचा. : काँगभारी:- नेमून 
आपे सवे कांहीं त्याच्या ताब्यांत दिलं: आणि 
त्याने त्याच्या स्वाधीन आपलें - घरदार. द' सर्वे क्रांडीं 
केळे, तेव्हांपासून योसेफाप्रीत्यर्थ परमेश्वराने त्या मिस- 
1.4 


धड 
 . 


र्‍याच्या घरादाराचे कल्याण केलें; आणि ऱ्याचं घरदार, ' 
क्ेतपोत. या. सवास परमेश्वराने बरकत दिली. 4. त्यालें 
आपले सर्वे कांहीं योसफाच्या हवाली कटं .होतं, 
तो अन्न खाई त्यापलीकडे आपले काय. झाहे:. याचें 
त्याला भान नसे. योसेफ हा बांधेसूद व ढेग्बणा होता. - > 
७ यानेतर . असे झालें: की. योसफाच्या धन्याची स्त्री 
न्याजवर नजर ठेवून त्यास म्हणाली, मजपा्ञी नोज, ८ 
पण तो राजी झाला नाहीं. तो आपल्या थन्याच्या ख्रीस 
म्हणाला, हँ पाहा, घरांत माझ्या ताब्यांत काय आहे 
याचे . माझ्या . थन्यास भानसुद्धा नाहीं; आपले सत्र कोंहीं 
त्यानं माझ्या हाती दिलं आहे. ,९ या घरांत मजहून. तो 
मोठा नाहीं. आणि ते. त्याची , पत्नी. आहेस म्हणून 
तुझ्याखेरीज माझ्य़ा अखत्याराबाहेरचे असे कांहीच 
नाही, असें असतां एवढें घोर क्रम करून मा. देवाचा 
अपराधी कसा होळऊे £ 3० तरी तो हरहमठा बोसेफाचें 
मन. वश , करावयास पाहूं: लागळीा, पण निजपाशीं 
निजावयास किंवा तिजपाशी. जाबयास ता. कांहीं राजी 
होईना. 3१ एके दिवशीं असें झाले की. ता. आपर्ले 
कांही कामकाज करावयास : घरांत गेला, त्या. वेळीं 
घरांतलें कोणीहि मनुष्य तेथें नव्हते. १२ तव्हा तिने 
त्याचे वतन. धरून म्हटले, मजपाशी. नाज: पंण तो 
आपले, वस्त्र तिच्या हातीं सोडून बाहेर पळून गेला. 
३३ ता वर आपल्या हाती सोहून पळून गल! असें तिनें 
प्राहिळे, १४ तेव्हां तिनं घरच्या माणसांस त्रालावून 
सांगितलं, पाहा, आमची अन्र घेण्यासाठी .न्यांनीं 
हा इत्रा मनुष्य घरांत आणिला आहे; तो मजपाशी 
निजण्याच्या हेतून माझ्याजवळ. आला. तव्हा मी 
मोठ्याने आरडलें. १० मी. मोठ्यानं आरडळें हे पाहून 
लो आपले वर मजजवळ टाकून पळून गोला. 
१६ स्याचा वनी घरीं येईपर्यंत निर्ने तं वरत्र. आपल्या- 
जवळ..:राखुन:. ठेविले. १५..तो आल्यावर. तने त्याला 
असे, सांगितलं कॉ. जो इन्नी..दास :आपण आपल्या. घरीं 
आहे;: तो? माझी अब्रू: .धण्यास.. मजकडे: 
आला - होता. १८... सरी:- मोठ्याने ओरडलं- तव्हा तो 
आपलें वक्ष माझ्याजवळ टाकून पळून गेला. ' 






“ध्ष 


शः के९१९:-४०:२३ उत्पि 





वृ "आपल्या गुलामार्ने मजशी असें वर्तनं केलं, हें |... ९ प्यालेबरदारांच्या नायकाने योसेफाला आपलें स्वभ 
झापल्यो बायकोचे बोलणे जेव्हा त्याच्या धन्यानें ऐकले | सांगितलें तें असें: स्वप्तांत माझ्यासमोर एक द्राक्षवेल 
तेव्हा त्याचा. रांग भडंकंठा.. २० योसेफास त्यांच्या | होता; १० त्या द्राक्षवेलास तीन फाटे होते, त्याला कळ्या 
धन्यानें . धरिले; आणि . सजांचे. बंदिवान होते त्या बंदि- | फुटून बहर आला व त्याच्या गुच्छांस द्राक्षे येऊन पिकलीं; 
झाळेंत त्यास 'टांकिलें; 'तो' त्या बंदिशाळेंत राहिला. २१ | ११ आणि फारोचा प्याला माझ्या हातांत होता; भी 
तथापि . परमेश्वर . योसेफाबरोबर असूनं त्यानें त्याजवर | त्या प्यल्यांत द्रोक्षें पिळिलीं व॑ तो फारोच्या हातीं 
दया केली, 'आणि. त्या” बंदिशाळेच्या ' अधिकाऱ्यांची | दिला. .१२ योसेफ त्यास म्हणाला, याचा अर्थ असा 
त्याजवर कृपादष्टि .होंडेल असें केलें. २२. बंदिशाळेच्या | ते तीन फाटे म्हणजे तीन दिवस; १३ तीन दिवसांच्या 
अधिकांऱ्यानें त्या बंदिखान्यांत असलेले सर्व बंदिवान । आंत फारो तुझे शीर वर करून. तुला तुझ्या हुद्द्यावर 
योसेफाच्या स्वाधीने. केले; जाणि तेथें जें. कांही | पूंबेवत नेमील आणि तूं :पूर्वीप्रमाणें फारोचा प्याले- 
त्यांस: .*करावयांचें अंसे : तें करविणारा तो असे. | बरदार होऊन त्याच्या हाती प्याला देकील. १४ मात्र 
२३-- बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन जें कांहीं | तुझें बरें झालें म्हणजे माझें स्मरण अवद्य ठेव, आणि 
होतें त्याकडे त्याला स्वतांला पाहावें लांगत नसे, ! मजवर : कृपा करून फारोपाशीं माझी गोष्ट काढून 
कारण परमेश्वर योसेफाबरोबर असल्यामुळें जें कांहीं । या घरांतून माझी सुटका कर. १५ कारण इन्यांच्या 
तो हातीं घेई तें परमेश्वर सिद्धीस नेई. देंशाहून मला चोरून आणिलें असून, येथें या बोदि- 
१ यानंतर असें झालें कीं मिसराच्या राजाचा | खार्न्यांत टाकण्याजोगें मीं कांहींएक केलें नाहीं. 
९१७ प्यालेबरदार व॑" आचारी या दोघांनीं आपल्या | - १६ स्वप्नाचा अर्थ चांगला आहे हे पाहून आचार्‍यांचा 
* ':- स्वामीचा ' कांहीं अपरांधं केला. २ प्यालेबर- | नायक थोसेफासं म्हणाला, . मलाहि असें स्वभ पडलें 
दारांचा नायक ब आंचाऱयांचा नायक ह्या त्याच्या दोघां । कौ.पांढर्‍्या रोठ्यांच्या तीन टोपल्या माझ्या डोकीवर होत्या, 
सरदारांवर  फांरोची इतराजी झाली. २. तेव्हां त्यानें | १७ आणि वरच्या टोपलींत फारोसांठीं संर्व प्रकारचीं पक्काभे 
त्यांस गारद्यांच्या. नायकाच्या - वाख्यांत कैदेंत ठेविलें; । असून पक्षी माझ्या डोकीवरल्या त्या टोपलींतले पदार्थ खात 
तेथेंच .योसेफहि अटकेत होता. ४ गारद्यांच्या नायकानें | होते. १८ योसेफ म्हणाला, याचा अर्थ असा: त्या तीन 
योसेफास त्यांच्या. तैनातीस दिलें; व त्यानें त्यांची | टोपल्या म्हणजे तीन दिवस; १९ फारो तीन दिवसांच्या 
बरदास्त ठेविली; तेथें ते कांहीं काळ अटकेत राहिले. | आंत तुझें शीर वर करून उडवील, तुला झाडावर टांगीळ 
५ बंदीत पडलेले मिसरी राजाचे प्यालेबरदार व | आणि पक्षी तुझें मांस तोडून खातील. 
आचारी य़ा उभयतांस एकाच रात्रीं त्यांला लागू, पडेल | . २० तिसरे दिवशीं फारोचा वाढदिवस आला, तेव्हां 
अशा .. अथोचीं स्वप्ने पडली.. ६ . सकाळीं योसेफ । त्याने आपल्या सवे चाकरांस जेवण दिलें, आणि त्यानें 
त्यांच्याकडे जाऊन पाहतो. तों त्यांची मुद्रा खिन्न । आपला प्यालेबरदारांचा नायक व आचाऱ्यांचा नायक यांचीं 
दिसली. ७ तेव्हां आपल्या धन्याच्या काराग्रहांत । शिरें त्या चाकरांपुढें वर केलीं. २१ त्यानें प्यालेबरदारांच्या 
आपेल्याबरोबर असलेल्या त्या फारोच्या - सरदारांस | नायकास त्याच्या. हुद्दथावर पूवेवत्‌ नेनिले, आणि तो 
त्यानें विचारिळे, आज तुमची तोंडें कां उंतरळेलीं | फारोच्या हातीं प्याला देण्याचें काम करू लागला; 
दिसतात १ ८ ते त्यास म्हणाळे, आम्हां दोघांनी स्वप्ने | २२ पण त्यानें आचाऱ्यांच्या नायकास फासावर चढ- 
पडलीं आहेत, व त्यांचा अर्थ सांगणारा कोणी 'नाहीं. | विलें: योसेफाने त्यांच्या स्वप्तांचा अर्थ सांगितल्या- 
योसेफ त्यांस म्हणाला, अर्थ सांगर्णे देवाकडे आहे ना? । प्रमाणें घडे. २३ तथापि प्यालेबरदारांच्या नायकाने 
आपआपलें स्वभ मला सांगा / योसेफाचें स्मरण ठेविलें नाहीं; तो त्याला विसरला. 


डड 





उत्पत्ति 


अ० ४१:१-३० 





१ पुरीं दोन. वर्षे लोटल्यावर फारोस स्वप्न 
९१ पडलें कॉ -आपण: नीळ नदीच्या तीरी उभे 
__ असतांना... सात. सुंदर व धष्टपुष्ट गाई 
नदींतून.. बाहेर-- निघून . लव्हाळ्यांत ..चरूं : लागल्या. 
२३ पुढें पाहतो तों त्यांच्यासागून कुरूप व दुबळ्या :अशा 
आणखी सात गाई नंदींतूत निघाल्या. आणि त्या 
पहिल्या गाईजवळ नदीतीरी 'उभ्या राहिल्या. :< ४ तेव्हां 
कुरूप वः दुबळ्या . गाईंनीं त्या सुंदर व धरष्ट्युष्ट गाईस 
खाऊन - टाकिरळेंः. तदनंतर फारो जागा - झाल्य. * मग 
सो'. पुनः झोपीं गेला असतां . त्याला... दुसऱ्यांदा , स्वम 
पडले. कीं एकाच ताटाला सात. चांगलीं. भरदार 
कणसें. आलीं; ६ आणि पाहा, .त्यांमागून .लंगींसुंगीं 
न्न .पूवेवायूनें करपलेली अशीं सात. कणसें. निघाली. 
७ त्या लंग्यासुंग्या कणसांनीं तीं सात. चांगठीं भरदार 
कणसे खाऊन टाकिलीं. मग फारो जागा झाला आणि 
ह स्वभ. आहे. असें. त्यानें पाहिलें. ८ सकाळीं फारोचे 
व्किति. व्यप्न झालें, आणि त्यानें निसर देझांतील अवघे 
ज्योतिषी व पंडित ह्यांता बोळाविळे; फारोने आषलीं 
स्वप्ने त्यांस सांगितली पण, त्यांचा अर्थ कोणाला 
सांगतां. येईना. - 
.. '& तेव्हां प्यालेबरदारांचा नायक फांरोस म्हणाला 
माझ्या अपराधांची. आज मला आठवण होत. आहे. १० 
फारोची आपल्या सेबकांवर इंतराजी. झाली तेव्हां त्यानें 
मळा: व आचाऱ्यांच्या नायकाला “मारद्यांच्यां नायकाच्या 
घरीं बंदींत साकिळें होते. ११ शेव्हां. एकाचे रात्रीं आम्हां 
दोघांस, आम्हां प्रत्येकास लागू. पेडेल अश्या अर्थाची स्वप्ने 
पडलीं; १२ तेथें त्या गारद्यांच्या नायकाचा. दास कोणी 
इब्री तरुण. पुरुष आम्हांबरोबर होता, त्याला आम्हीं आपलीं 
स्वप्ने सांगितली व त्यानें त्यांचा अर्थ सांगितला; त्यानें 
प्रत्येकाच्या ' स्वप्नातुसार अर्थ सांगितला... :१२ . त्यानें 
आम्हांस अर्थ सांगितला तसेच घडून आलें; मला 
आपल्या हुद्द्यावर पूवैवत्‌ रुजू केलें आणि त्यास 
फाशी दिलें. 
१४ मग फारोनें योसेफास बोलावणे पाठविलें, तेव्हां 
त्याला तत्क्षणी बंदिखान्यांतून बाहेर आणिलें; आणि तो 


डक 


आपलें मुंडम॑ करून व वस्रे बदलून फारोपुढे -नाऊन उभ्या .. 
राहिला. :१५ फारो योसेफास म्हणाला, मीं. एक--स्वाा 
पाहिलें, त्याचा अर्थ कोणास सांगतां येत नाहीं; मीं. तुजविष्यीं 
ऐकले: की तूं स्वैभ्न ऐकतांनवः त्याचा अर्थ सांगतोस- -१६ 
योसेफ कारोसं म्हणांला, मी कोण सांगणारा. £ फारोला 
मंगर्दायक. उत्तर देवच देईल.: १७. नंतर फारोने योसे- 
फास सांगितलें, मी स्वप्नांत : नीलतीरीं . उभा होतों, 
१८ तेव्हां पाह्य, सात सुंदर व सुष्ट: गाई नदीतून बाहेर 
निघून ल्व्हाळ्यांत चरू लागल्या; १९. आणि. त्यांच्या- 
मागून दुबळ्या, कुरूष व रोड. अशा. दुसर्‍या ' सात 
गाई निघाल्या; . त्यांच्यासारख्या बेढब गाई साऱ्या 
मिसर देशांत मीं कधीं पाहिल्या नाहींत; २० ह्या 
दुबळ्या व कुरूप गाईंसीं त्या: पहिल्या सात पुष्ट गाईंना 
खाऊन टाकिलें. २१ -स्यांनीं :त्यांना खाऊन टाकिळें 
तेव्हां त्या त्यांच्या पोटांत. गेल्या असें मुळींच दिसेना; 
पूर्वीप्रमाणेच त्या कुप . राहिल्या. मग मी जलवा 
झालों. २२ पुनः मीं स्वप्नांत पाहिलें . कीं . चांमलीं 
भरदार सात. *कणसें एकाच ., ताटाला . आलीं,. २२३ 
आणि. त्यांच्यामागूम सुकलेलीं; .लंगींसुंगी व पूवे- 
वायूर्ने: करपलेली अशीं सात : कणसें .. निघाली; २४. 
औणि 'त्या . सात लंग्यासुग्या कणसांनीं. तीं सात 
चॉंगलीं कणसे खाऊन 'टाक्रिलीं. - मीं. हें: ज्योतिष्यांस 
सांमितळें, पण त्यांतल्या . कोणासहि 'ते. मळा उलगडून: 
सांगत्तां येईना 

२५ योसेफ फारोस :म्हणाला, फारोला पडलेले स्वप्न 
एकच आहे; आपण काय करणार. हें देवाने फारोस 
कळविलें. आहे. २६- त्या सात सुंदर गाईड सात वर्षे 
होतं, आणि. सात चांगलीं कणसें हीं सात वर्षे होत; 
स्वप एकच आहे.. २७ मागाहून वर. आलेल्या . सात' 
रोड व॒कुलूपः गाई: आणि सुकलेली :व. पूर्ववायू्ने 
करपलेलीं.. सात कणसें हीं दुष्काळाचीं सात वर्षे होत 
२८ मीं फारोस कळविलेंच आहे. कीं. आपण काय 
करणार हें देवाने. फारोस . दर्शविळें आहे. २९ पाहा, : 
अवघ्या .मिसर देशांत सुबत्तेचीं सात वर्षे येत आहेत; 
३० आणि त्यानंतर दुष्काळाची .सात वर्षे येतील; 


अ ४१:३०-५३७ 


उत्पत्ति 





सेव्हां मिसर .देशांला सुवत्तेचा विसर पडेल, आणि 
दुष्काळ देशाची हलाखी करील. ३१ पुढें जो दुष्काळ 
पडणार त्यामुळें पूर्वी सुकाळ होतां कीं नव्हता याचें 
' स्मरणहि राहणार नाहीं, एवढा भारी तो होणार 
३२. हें स्वप फारोस दोनदां पडळें याचें कारण हेंच 
कीं असें देवाने मुक्रर केळें आहे व॑ ते देव लवकरच 
सिद्धीस नेणार. ३२ तर र्ता. फारोने. कोणी एकादा 
चतुर ब॑ शाहाणा पुरुष पाहून त्यास मिसर देशावर 
नेमावे: ३४ आणि फारोने हें करून देशावर अधिकारी 
नेमावे. आणि सुबत्तेच्या सात वर्षांत मिसर देशांतील 
उत्पन्नाचा पंचमांश घ्यावा. ३५ गा येणाऱ्या सुबस्ेच्या 
वर्षांत सर्थ प्रकारची अभ्नसामध्री गोळा करावी 
' क्षाणि न॑गरोनंगरी अन्नाच्या पुरवठ्यासाठी धान्याचा 
साठा, फारोच्या ताज्यांत ठेवावा. २६ मिसर दढेशा- 
बर दुष्काळाची झी सात. बर्षे येणार त्यांसाठी ही 
अमभ्नाची बेगमी होईल. म्हणजे दुष्काळाने देशाचा 
नाझ होणार*नाहीं: 
३७ हें फारोला ब त्याच्या सवे सेवकाला अगदीं पटले 
३८ तेव्हा फारो आपल्या सेवकांस म्हणाला. ज्याच्या 
ठायी देवाला आत्मा आहे. असा या. पुरुपासारण्या 
आपणांला दुसरा कोणी आढळेल क्राय ? ३९ आणि 


फॉरो योसेफास. म्हणाला, देवानें तुला ह्या सर्व गोष्टीचें 


ज्ञान दिलें आहे त्या अर्थी तुजसारखा चतुर व शहाणा 
दुसरा कोणी नाही. ४० तर तूं माझ्या घराचा 
अधिकारी हो: तुह्या आशेप्रमाणे माझी सर्व प्रजा 
। , गादीपुरताय काय. तो मी तुजपेक्षां मोठा 
४१ फारो ग्रोसेफास आणस्वी म्हणाला, पाहा, तुला मी 
अवघ्या सिसर देशावर नेसितों. ४२ -मग फारोने 
आपल्या .बोटांतील सुद्रिका काढून योसेफाच्या ब्रोटांत 
धातली, त्याला सणाची शुम्र वक्षे लेवविली आणि 
त्याच्या गळ्यांत सोन्याची कंठी घातली: ४३ मग 
त्याला आपल्या मागच्या रथांत बसविलें, आणि 
सुजरा करा असें चोपदार स्याच्यापुढें ललकारत 
चालले, या प्रकारें त्यातें त्याला अवघ्या मिसर देशावर 
नेमिले. ४४ फारो योसेफास म्हणाला, मी फारो खरा, 


शद 


पण तुझ्या हुकमाशिवाय  अवध्या मिसर. देशांत कोणी 
हात किंवा पाय हालबिणार नाहीं. ४५ फारोने 
योसेफाचें नांव सापनाथ-पानेंह असें टेचिले: आणि 
ओन येथील याजक पोटीफरा याची कन्या आसनथ ही 


. त्याला बायको करून दिली. मग योसेफ मिसर देशांत 


दौरा करूं लागला. 

४६ मिसरी रांजा फारो याजपुढें योसेफ . जाऊन 
उभा राहिल्म्र तेव्हां तो तीस वर्षांचा होता. मग 
योसेफ फारोजवळून निघून सवे देवांत दौरा करू 
लागला. ४७ त्या सुकाळांच्या सात वर्षांत जमिनीस 
भरसुटी पीक आलें. ४८ त्यानेंर्‍या' सात वर्षात 
मिसर देशांतील सर्व अन्नसामध्री गोळा करून नगरो- 
नगरी सांठवून ठेविली; एकेका नगराच्या आसपासचे 
पीक त्यानें त्या त्या नगरांतचे सांठवून ठेविलें. 
४९ गोसेफानें समुद्राच्या बाळूसारखा धान्याचा 
महामूर संचय करून ठेविला; त्यानें ते. गणावयाचें 
सोडिले, कारण ते अगणित होतें. ७० दुष्काळ 
पडण्यापूर्वी ओन येथील याजक पोटीफरा याची कन्या 
आसनथ हिचे पोटीं योसेफास दोन पुत्र झाले. ५१ 


, योसेफाने आपल्या ज्येष्ठ पुत्राचे नांव मनश्को ठेविलें; तो 


म्हणाला, देवाने माझ्या सर्व क्वेश्ांचा व माझ्या पितृ. 
ग्रहाचा. मला विसर पाडिला आहे. ५२ त्यानें 
दुसर्‍याचे नांव एफ़ाईन ठेविलें; तो म्हणाला, माझ्या 
बिपत्तीच्या देशांत देवाने मला फलदूप - केळे आहे. 
५३ मिसर देशांतल्या शुक्राळाची सात वर्षे संपली. 
५४ मग योसेफाने सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळाची सात 
वर्षे सुरू झालीं, तेव्हां सर्व देशांत दुष्काळ पश्‍ला, 
तथापि मिसर देशांत सर्वत्र अभ्न होतें. ५५ अवघ्या 
मिसर देशाची उपासमार होऊन लोक फारोपाशीं 
अभ्नअन्न करूं लागले, तेव्हां कारो सर्वे मिसरी 
लोकांस म्हणाला, योसेफाकडे जा: तो तुम्हांस सांगेल 
तें करा. ५६ दुष्काळाने भूतल व्यापिे, . आणि 
मिसरांत तो भारी कडक झाला, तेव्हां गरोसेफ सर्वे 
कोठारे उघडून मिसरी लोकांस थांन्यं विकू लागला. 
५४७ तेव्हा देशोदेशचे लोक धान्य विकत घेण्यासाठी 


उत्पत्ति 


अ० ४१५५५७-६४९५२५. 





मिसरांत * योसेफाकडे- गोळे, कारण सार्‍या प्रथ्वीभर 
भारी कडक दुष्काळ पडला होता. 

“_. 3 थाक्रोबाने ऐकलें कीं मिसर देशांत 
९७८ धान्य: आहेः तेव्हा. तो आपल्या पुत्रांस 
*: : म्हणाला, तुम्ही एकमेकांच्या तोंडाकडे काँ 
पाहत राहिला आहां ९ > तो म्हणाला, पाहा, मिसरांत 
धान्य. आहे .'असें मी - ऐकतों; तुम्ही . तेथें. जाऊन 
आपणांसाठी थान्य विकत आणा, म्हणजे आपण जगू, 
मरणार नाहीं, ३ मग योसेफाचे दहा भाऊ धान्य खरेदी 
करण्यासाठीं मिसर . देशास गेले. ४ तथापि योसेफाचा 
भाऊ उन्यामीन यास याकोपानें त्याच्या भावांधरोबर 
. पाठविलें नाहीं: न जाणों त्याला एकादा अपाय व्हाव- 
याया असें त्याला वाटलें, ७ ह्याप्रमाणें इद्नाएलाचे पुत्र 
इतर लोकांबरोधर धान्य खरेदी करण्यास . आले; कारण 
कनान देशांत दुष्काळ पडला होता. $ योसेफ त्या 
देशाया . अधिकारी होता. ..आणि देशांतल्या सर्व 
लोकांस तोच धान्य विकीत असे; योसेफाच्या भावांनी 
येऊन जमिनीपर्यंत लवून . त्यास. सुजरा केला. 
७ योसेफाने आपल्या भाबांस पाहतांच ओळखिलें, 
तथापि त्यांशी अनोळख्यासारखे वागून त्यानें कठोरपणालें 
त्यांस विथारिळे करीं तुम्हो कोठून आलां १ त्यांनी 
म्हटले, कनान देशांतून धान्य खरेदी करण्यास आम्ही 
झालो. आहों. ८ योसफाने आपल्या भावांस 
ओळखिलें, पण त्यांनी त्याला ओळखिलें नाहीं. ९ मग 
_ त्यांच्याविषयी जीं त्यमे पडलीं. होतीं. त्यांचें योसेफास 

स्मरण होऊन तो त्यांस म्हणाला, तुम्ही हेर आहा. 
देशाची मर्मस्थानें पाहण्यासाठी तुम्ही आलां आहां. 

१० ते म्हणाले, लामी, नाहीं, नाहीं, आपले दास अभ- 
सामप्री खरेदी करण्यास आले आहेत. ११ आम्ही 
सर्वे एकाच पुरुषाचे पुत्न असून साळ्सूद मनुष्ये आहों, 
' आपले दास हेर. नव्हत. १२ तो त्यांस म्हणाला, 
नाहीं, नाहीं; तुम्ही देशाची मर्मल्यानें पाहण्यास आलां 
आहां. १३ ते म्हणाले. आम्ही आपले दास बारा भाऊ 
* असून, कनान देशांतल्या एका. पुरुषाचे पुत्न आहों 
सर्वात धाकटा आजमितीस ब्रापापाशी आहे ब एक 


नाहींसा झाला. १४- मग योसेफ त्यांस म्हणाला, तर 
मग मीं तुम्हांस म्हटलं तंच खरें. आहे, तुम्ही हेरच. 
आह्यं. १५ आतां तुमची कसोरी : पाहतों. -फारोच्या 
जीविताची शपथ, तुमचा धाकर! भाऊ ;बेथें आल्या- 


_ शिवाय- 'ततुमची येथून सुटका :, म्हाबयाची नाही. 


१६ आपल्यापैकी एकास त्या. भावाला :: आणावयास: 
पाठवा: :-तुम्ही येथें अटकेंत. राहा::-म्हणजे - तुम्ही महणता . 
त्याप्रमाणें तुम्ही साळसूद : आहां. किंबा. नाहीं याची 


, परीक्षा. होडेल, नाहीं तर कारोच्या जीविताची. शप्रथ, 


तुम्ही. हेर ठराल,. १७ मग त्याने त्यांस तीन" दिवस 
अटकेंत ठेविलें. 

१८ योसेफ त्यांत. तिसऱ्या दिवशी म्हणाला, 
मी. देवाचें भय. बाळवणारा आहें, यास्तव एवढें 
करा म्हणजे तुमचा. जीव. वाखेल;. १९... तुम्ही 
साळसूद पुरुष असलां. तर. तुम्ही भावांतल्या एकास 
श्या बंदिग्रहांत राहु. द्या . आणि लुमच्य्या घरच्यांची 
उपासमार निवारण्यासाठी तुम्ही थान्य घेऊन जा: 
२०७ आणि आपल्या : धाकल्या भावास मजकडे घेऊन 
या, .म्हणजे तुमचें म्हणणें खरें ठरेल व तुमचें मरण 
टळेल, त्यांनों तसे क्रेळे, २१ सग ते एकमेक्रांस 
म्हणाळे, आपण आपल्या भावाच्या बाबतीत केलेला 
अपराध आपणांस भोवत आहे. त्यानें आपली काकळूत 


केली असून व आपण त्याचें दुःख पाहिळें असून 


त्याचें ऐकळें नाहीं म्हणून हें संकर आपणांबर ओढवले 
अहे. २२ रऊदबेत . त्यांस म्हणाला, सुलास फांदी 
अपाय क्ररूं नका असें मी तुम्हांला सांगितलें नव्हतें 
काय? पण तुम्ही माझें. ऐकलें नादीं, पाहा, आतां 
त्याच्या रक्ताचा बदला दाबा लागत आहे. २३ योसेफाचें 
व त्यांचे भाषण दुभाष्याच्या द्रारे चाले होतें 
म्हणन आपण बोललों तें तो समजला असेल असें त्यांस 
बाटले - नाही. २४ तो त्यांस सोडून एका बाजूस 
जाऊन रडला; गाज परत येऊन तो त्यांच्याशीं बोलं 
लागला; काने त्यांच्यातून शिमोनास काढून व्यांच्या- 
देखत बाथ, २५ मग-योसफाने आह्ञा दिळी कीं, त्यांच्या 
गोष्यांत थान्य भरा; प्रत्येकाचा पैका ज्याच्या त्याच्या 


ह. 84 


अ० ४२:२५-४३:९ 


उत्पत्ति 





गोणींत . टाका, : वाटेसाठी शिधा द्या; आणि 
त्याप्रमाणें त्यांची व्यवस्था लाविली 

२६ ते गांढवांवर. आ्रान्य लादून. मागेस्थ झाले. २७ 
त्यांतल्या ऐंकाने वाटेंत उतारशॉळेंत आपल्या गाढवाला 
बरैरण देण्यासाठी आपली गोणी उघडिली, तेव्हां आपला 
पेका गोणीच्या तोंडाशी. असलेला त्यानें पाहिला; ९८ आणि 
तो आपल्या भावास म्हणाला, माझा पैका परत 'दिला आहे; 
पाहा, हा माझ्या गोणींत: आहे. तेव्हां त्यांच्या काळजानें 


ठावं सोडिला. ते थरथर कांफ्त एक्रमेकांकडे वळून म्हणाले, 


देवाने आपणांस हें काय केलें? २९ मग ते कनान 
देशीं आपला बाप याकोब याजपाशी जाऊन पोहचले 
आणि '“आपला सवे व्रृत्तांत त्यांनी त्यास सांगितला 
तो असा : 
फार कठोरपणाने बोलला व॒ त्याने. आम्हांस देश 


हेरणारे ठरविलें. ३१ आम्ही त्यास म्हणालो, आम्ही. 


साळसूद मुष्ये आहों, आम्ही हेर नाही, ३२ आम्ही 
बारा बंधु . एका बापाचे . पुत्र आहों, ' एक नाहींसा 
झाला आणि सर्वात धाकटा कनान देशांत आमच्या 
पित्यापाशीं आहे. ३३ यावर तो देशाधिपति आम्हांस 
म्हणाला, तुम्ही साळसूद मनुष्ये आहां अशी भाझी खात्री 
होण्यास एवढे करा कीं तुम्हां भावांतस्या एकास 
मजपाशी राहूं द्या, आणि आपल्या घरच्यांची. उपासमार 
निवारण्यासाठी तुम्ही धान्य घेऊन परत जा. ३४ 
तुम्ही. आपल्या धाकऱ्या भावांस घेऊनं या. म्हणजे 
मला. खात्री पटेल कीं तुम्ही हेर नाहीं, तर साळसूद मनुष्ये 
आहां; मग तुमचा भाऊ मी तुम्हांस फरत देडेन. आणि 
तुम्हांस ह्या देशांत देवघेब करितां येईल. 

३५ ते आपल्या गोण्या रिकाम्या करीत 
असतां प्रत्येकाची रुपयांची वेली ज्याच्यात्याच्या 
गोणींत आढळली; त्यांनीं व॒ त्यांच्या बापाने त्या 
रुपयांच्या मेल्या पाहिल्या तेव्हां ते फार घाबरले. 
३६ त्यांचा बाप याकोब त्यांस म्हणाला, तुम्ही मला 
अपत्यहीन केंठें आहे; योसेफ नाहींसा झाला, . शिमोन 


नाही, आणि तुम्ही बन्यामिनालाहि घेऊन जाऊं पाहतां; 


मजवर ही सवे आरिष्टें आलीं आहेत. ३७ मग 


३० . त्या देशाचा अधिपति आम्हांशीं 


रऊबेन आपल्या बापास म्हणाला, मी जर त्यास 
तुमच्याकडे धेऊन न आलों तर माझे दोन पुत्र मारून 
टाका; त्याला माझ्या हवाली करा, मी त्यास परत 
आपल्याकडे आणीन. ३८ तो म्हणाला, माझ्या मुलास मी 
तुम्हांबरोबर पाठविणार नाहीं, कारण त्याचा भाऊ मेला 
आहे. आणि तो एकटाच राहिला आहे; ज्या मागार्ने. 


| तुम्ही जात आहां त्यांत त्याच्यावर कांहीं आरि आलें तर 


तुम्ही मला शोकमम करून हे माझे पिकलेले केस 
लवकरच अधोलोकीं उतरावयास कारण व्हाल. 
१ देशांत दुष्काळ कार कडक झाला. 
९७४ २ त्यांनी मिसराहून आणिलळेळें धान्य खाऊन 
संपविले तेव्हां त्यांचा बाप त्यांस म्हणाला, 
पुनः जाऊन आपल्यासाठी थोडी अभ्नसामम्री खरेदी 
करा. ३ तेव्हां यहूदा त्यास म्हणाला, त्या मनुष्याने 
आम्हांस अगदीं निक्षून सांगितळें आहे कीं तुमच्या 
भावास तुम्ही आपल्याबरोबर आणिलें नाहीं तर माझें 
तोंड तुमच्या दृष्टीस पडावयाचें नाहीं. ४ तुम्ही आमच्या 
भावास आम्हांबंरोबर पाठवाल तर आम्ही जाऊन 
तुम्हांसाठी अन्नसामभ्री विकत आणूं , ५ पग जर तुम्ही 
त्याला पाठविणार नसला, तर आम्ही जाणार नाही; 
कारभ त्या मनुष्याने आम्हांस सांगितलें आहे की 
तुमचा भाऊ तुम्हीं बरोबर आणिला . नाही तर माझें 
तोंड तुमच्या नजरेस पडणार नाहीं. ६ रग इखा- 
एल म्हणाला, आणखी एक भाऊ आहे हें 
त्या मनुष्याला सांगून माझ्य़ावर हे अरिष्ट कां आणिलें £ 
७ तेव्हां ते म्हणाले, त्यानें आम्हांविषयीं व आमच्या 
घराण्याविषयी आरकाईने किवारिले; तो म्हणाला, 
तुमचा बाप अजून जिवेत आहे. काय ? तुम्हांला 
आणखी एकादा भाऊ आहे. काय ? त्यांच्या प्रश्नांची 
उत्तरे आम्हांस द्यावी लागलीं. तुम्दी- आपल्या भावास 
घेऊन या असें आम्हांस तो सांगेल हे आम्हांला 
आधीं कसें कळावे £ ८ यहूदा आपला बाप इस्राएल 
यास म्हणाला, मुलास मजबरोबर पाठवा, म्हणजे 
आम्ही उठून मागेस्थ होऊं; अशाने आम्ही, तुम्ही आणि 


आमची समुलेंबाळें वांचतील, मरणार नाहींत. -५ मी 


ड्ट 


उत्पत्ति 


अ० ४४५५-३२ 





त्याचा जामीन होतों, त्याचा जिम्मा मजकडे लागला; 
मीं त्याला परत आणून आपल्या स्वाधीन केलं नाहीं तर 
आपल् मी निरंतरचा गुन्हेगार ठरेन. १० आम्हीं विलंब 
केला नसता तर आतां आमची दुसरी खेप झाली असती. 
११ मः त्यांचा. घाप इल्लाएल त्यांस म्हणाला, असेंच 
असेल तर मग एवढें करा: या देशांत उत्पन्न होणारे 
मोल्वान्‌ पदार्थ त्या मनुष्यास भेट म्हणून आपल्या 
गोणींत घाळून न्या; थोडा डिंक, थोडा मध, मसाला 
च बोळ, आणि कांहीं पिस्ते व बदाम घेऊन जा; 
१९ दुप्पट पेसा बरोबर न्या; तुमच्या गोणींच्या तोंडीं जो 
पेसा परत आला तोहि घेंऊन जा, कदाचित्‌ कांहीं चूक 
झाली असेल. १३ तर आतां आपल्या भावास बरोबर 
घेऊन त्या मनुष्याकडे जावयास निघा. १४ त्या 
मनष्यापुढें तुम्ही गेलां म्हणजे, सर्वसमर्थ देवाला तुमचा 
कळ्यळा येवो, आणि दुसरा भाऊ व बन्यामीन यांस 
लो मंनुष्य परत तुमच्या हवाली करो आणि यावर 
मी आपरूप मुलांना मुक्रलो तर मुकलो. 

१५ ती भेट, दुप्पट पैसा आणि बन्यामीन हीं 
बरोबर घेऊन तीं. मनुष्ये मिसर देशास निघून 
गेलीं ब योसेफापुढें जाऊन उभीं राहिली; १६ योसेफाने 
त्यांच्यावरोबर बन्यामिनास पाहिलें तेव्हां. तो घरच्या 
कारभाऱ्यास म्हणाला, या मनुष्यांस घरांत ने, पशु 
मारून भोजन तयार कर, आज दोन प्रहरी हीं 
मनुष्ये मजबरोबर जेवावयाचीं आहेत. १७ योसेफाच्या 
सांगण्याप्रमाणे त्या मनुष्यानें केले, आणि मग तो 
त्यांस योसेफाच्या घरी घेऊन . गेला. १८ आपणांस 
योसेफाच्या घरीं नेळें हे पाहून ते घाबरले व 
म्हणाले, पूर्वीच्या खेपेस आपल्या गोणींतून पैसा परत 
गेला म्हणून आपणांस आंत नेत आहेत; याचा विचार 
असा दिसतों कीं कांहीं तरी निमित्त काढून आपणांवर 
तुदून पडावे, आपणांस गुलाम करावे. आणि आपलीं 
गाढवेंहि बळकावार्वी. १९ मग ते घराच्या दाराजवळ 
योसेफाच्या घरचा कारभारी होता त्याजकडे जाऊन 
ग्हणाले, २० महाराज, पहिल्या खेपेस धान्य विकत 
घेण्यास आम्दी येथे आलो होतो. २१ 


आम्ही ! 


उतारशाळेंत जाऊन पोहचलो आणि आपल्या गोणी 
उघडून पाहतो तों प्रत्येकाचा पैसा होता तेवढा 
प्रत्येकाच्या गोणीच्या तोंडीं सांपडला, तो आमच्या- 
बरोबर आम्हीं परत आणिला आहे. २९ अन्नसामग्री 
विकत घेण्यासाठी आणस्री अलाहिदा पैसा आणिलेला 
आहे; आमच्या गोणींत पैसा कोणीं ठेविला. हें 
आम्हांस ठाऊक नाहीं. २३. तो म्हणाला, तुमचें 
कुहळ असो, . भिऊ नका; तुमच्या व॒ तुमच्या 
वडिलाच्या देवाने तुमच्या गोणीत घन घातलें 
असेल; मला तुमचा पैसा पोहचला. मग त्याने 
दिमोनास. त्यांजकडे आणिलं. २४ नंतर त्याने त्या 
मनुष्यांस योसेफाच्या घरांत नेऊन पाणी दिलं आणि 
त्यांनी आपले पाय धुतले; व त्यानें त्यांच्या गाढवांस 
वैरणहि दिली. २७५ दुपारी योसेफ़ येणार त्या वेळीं 
त्याला द्यावयाच्या भेटीची तयारी त्यांनी करून 
ठेविली; आपणांस येथें भोजन करावयाचे आहे हें 

२६ योसेफ घरीं आला तेव्हां त्यांनी आपल्यावेरोवर 
भेट आणिली होतो ती घरांत आणून त्याच्यापुढे ठेविली 
आणि त्याला जमिनीपर्यंत लवून सुजरा केला. २७ मंग 
योसेफाने त्यांस क्षेमकुशाळ विचारिलूं; त्यान म्हटलें, तुम्हीं 
आपल्या म्हाताऱ्या बापाविषयीं मागे सांगितले होतें, तो 
सुखरूप आहे ना? तो अजून जीवंत आहे ना १२८ ते 
म्हणाले, आपला दास आमचा पिता सुखरूप आहे, अजून 
जीवंत आहे असें म्हणून त्यांनीं त्यास लवून सुजरा केला. 
२९ आपला भाऊ म्हणजे आपला सहोदर बन्यामीन 
याजकडे नजर करून तो म्हणाला, तुम्ही म्हणत होतां 
तोच का हा तुमचा धाकटा भाऊ £ तो त्यास म्हणाला, 
माझ्या बाळा, देवाचा तुजवर प्रसाद होवो. २० आपल्या 
भावाविषयीं योसेफाचीं आंतडी तुटूं लागलीं, व कोठें तरी 
जाऊन रडावेसें त्यास झालें म्हणून तो त्वरेने आंतल्या 
खोलींत जाऊन रडला. ३१ मग तो आपले तोंड 
घुऊन बाहेर आला आणि आपला गहिंवर आवरून 
म्हणाला, जेवण वाढा. २३२ त्यांनी त्याचें पात्र 
वेगळें मांडिले, त्याच्या भावांची पात्रें वेगळी मांडिली 


डू ४९ 


अर ४४४३२-४४:२२ 


- उत्पत्ति 





आणि त्याजबरोबर. भोजन - करणाऱ्या मिसर्‍यांचीं 
बेगळीं मांडिली; कारण. मिसरी इत्र्यांच्या पंक्तीस 
बसून जेवीत नसत; मिसरी लोकांस या.. गोष्टीचा 
तिटकारा वाटे. . ३३ त्यांस पंत्तीनें योसेफा- 
समोर. बसविटें तेव्हां ज्येष्ठ पुत्राच्या - हकाम्रमाणें 
ज्येष्ठास प्रथम बसविलें, आणि बाकीच्यांस त्यांच्या 
वयाच्या मानाने बसविलें; तेव्हां ते चकित होऊन 
एकमेकांकडे पाहूं लागले. . ३४ मग योसेफापुढचीं 
“पक्ताक्षे त्यांना नेऊन वाढिलीं; पण बन्यामिज्ञास 
: इतरांच्या पांचपट वाढिलं; आणि ते त्याच्याबरोबर 
मनमुराद प्याले 

१. मग :. त्याने आपल्या  घरकारभाऱ्यास 
७४ आज्ञा केली कीं या मनुष्यांच्या . गोणींत 
* जितक्री अन्नसामग्री भरतां 
भर: आणि. प्रत्येकाचा पैसा ज्याच्यात्याच्य़ा : गोणीच्या 
तोंडाशी ठवः' २ आणि: धाकट्याच्या गोणीच्या तोंडाशी 
धान्याच्या पैशाबरोवर माझा प्याला, माझा चांदीचा 
प्याला-- ठेव. योसेफाच्या-. सांगण्याप्रमाणे . त्याने केलें. 
२३. सकाळीं उजाडतांच .त्या माणसांची त्यांच्या गाढवांसह 


रवानगी झाली. ४ ते.:-शहर सोडून थोर्डे दूर्‌ गेले माझा 


नाहींत तोंच योसेफ आपल्या कारभाऱ्यास म्हणाला, चल, 
त्या माणसांच्या. पाठोपाठ जा , आणि त्यांस गांठल्यावर 
म्हण, तुम्हीं भल्याची फेड वाईटानें कां केली ? 
५ ज्या प्याल्याने माझा धनी पितो व ज्याने शकुनहि 
पाहतो तोच हा प्याला नव्हे काय १ तुम्ही हे केले तें 
फार वाईट केलें. ६ तो त्यांस गांठून ह्याप्रमाणें 
बोलला. ७ ते त्यास म्हणाले, स्वामींच्या तोंडून असे 
शब्द कां निघाले £: असली गोष्ट आपल्या. दासांकडून 
कधीं न घडो. ८ पाहा, जो पैसा आमच्या. गोणींच्या 
तोंडीं सांपडला तो देखील कनानाहून परत.- आणून 
आपल्याला दिला, तर आपल्या स्वामींच्या घरांतरठे सोनेंरपें 
आम्ही चोरणार कसें १ ९ अ पल्या दासांपैकीं ज्या कोणा- 
पाशीं तो सांपडेल त्याला मारून टाकार्वे, आणि 
आम्हीहि त्या. आमच्या स्वामीचे गुलाम होऊं 
१० तो त्यांस म्हणाला, तुमच्या. म्हणण्याप्रमाणेंच होऊं 


येईल तितकी 
। वरचा हा आरोप दूर करावा १ आपल्या दासांचा 
। देवाने गुन्हा पकडला आहे; तर आतां आम्ही आणि 





द्या; ज्याच्यापाशीं तो प्याला सांपडेल तो माझा गुलाम 
होईल व बाकीचे तुम्ही निरपराध ठराल. ११ तेव्हां 
त्यांनीं त्वरा करून आपआपली गोण उतरून जमिनीवर 
ठेविली आणि सोडिली. १२ त्यानें झाडा घेतला, बडिला- 
पासून आरंभ करून धाकठ्यापर्यंत त्यांच्या सर्ब गोणी 
तपासल्या.तों तो प्याला बन्यामिनाच्या गोणींत सांपडला. 
१३ तें पाहून त्यांनीं आपलीं वसते फाडिली आणि आपलीं 
गाढवें लादून ते सगळे नगरांत परत आले. 

१४ मग यहूदा व त्याचे भाऊ. योसेफाच्या घरी गेले. 
तो अजून तेथेंच होता, आणि त्यांनीं . त्याजपुढें लोटांगण 
घातलें. .१५ योसेफ त्यांस म्हणाला, हे. कसलं. कृत्य तुम्ही 
केलें ५ मला शकुन पाहतां येतो हें तुम्हांस ठाऊक 
नाहीं. काय £ १६ यहूदा म्हणाला, आम्ही स्वामीं- 
पुढें काय बोलणार ६ आम्हीं काय सांगून आमच्या- 


ज्याच्यापाशीं प्याला सांपडला तो असे सचे स्वामींचे 


॥ दास झाला आहों. १७ तो म्हणाला, माझ्या हातून 


असें. न घडो; ज्याच्यापाशीं हा प्याला सांपडला तोच 
- गुलाम होईल, तुम्ही आपल्या बापाकडे 
सुखरूपपणे चालते व्हा. 

१८ मग यहूदा जवळ जाऊन म्हणाला, ' स्वामी, 
मला आपल्या कानांत एक इाब्द सांगण्याची आज्ञा 
व्हावी; आपला राग आपल्या दासावर न भडको; आपण 
तर फारोसमान आहां. १९ स्वामींनीं. आपल्या दासांस 
बिचारिलें होतें कीं तुम्हांस बाप किंवा भाऊ आहे 
काय १ २० तेव्हां आम्हीं स्वामीस सांगितळें कीं 
| आमचा म्हातारा बाप आहे, आणि त्याला म्हातारपणी 
झालेलें एक मूळ आहे; त्याचा भाऊ मरून गेला आहे, 
त्याच्या. आईचा तो तेवढाच राहिला आहे, आणि 
त्याच्या बापाचे त्याजवर फार प्रेम आहे. २१ आपण 
आपल्या दासांस म्हणाला, त्यास मजकडे घेऊन या. 
म्हणजे त्याला मी आपल्या डोळ्यांनी पाहीन 
२२ आम्हीं स्वामीस उत्तर केलें कीं त्या मुलाला 
| आपल्या पित्यास सोहून येतां येणार नाहीं, कारण त्यानें 





_ पित्यास सोडिले तर पिता खास. मरेल. । : 


. ९३: आपण आपल्या “दासांस. म्हणाला, तुमचा धाकटा 

भाऊ. तुमच्याबरोबर न आला तर माझे तोंड : पाहा- 
बयास .- तुम्हांस ऑमेळावयाचें नाहीं. २४ आपला दास 
आम्त्रा बाप याजकडे जाऊन आम्ही पोहंचलों तेव्हां 
स्वामींनीं सांगितलं ते आम्हीं त्यास कळविलें. २५ पुढें 
आमच्या बापाने. म्हटलं, पुनः जाऊन आपल्यासाठी 
कांहीं अन्नसामग्री विकत घेऊन या. २६ तेव्हां 
आम्हां . म्हटलें, आम्हांस जातांच येत नाहीं; आमचा 
धाकटा. भाऊ. आम्हांबरोबर असेल तरच. आम्ही जाऊं, 
कारण तो आमच्याबरोबर नसला तर त्या. मनुष्याचे 
तोंड. देखील, आम्हांस पाहावयास. मिळावयाचें नाही. 
२७ आपला. दास आमचा पिता आम्हांस म्हणाला, 
तुम्हांस ठाऊक आहे. कों माझ्या ल्रीस दोन पुत्र झाले; 
२८ त्यांतल्या एकाला. मी अंतरल्ये तेव्हां मी म्हणालों 
क्री २ररोखर त्याला वनपशूनं फाडून टाकिले असावें; 
आजवर तो माझ्या दृष्टीस पडला नाहीं: २९ आतां तुम्हीं 
यालाहि माझ्याजवळून नेलं. आणि यास कांहीं अपाय 
झाला . तर मला दुःख्र होऊन हे माझे. पिकळेले केस 
अधोलोकीं उतरावयास तुम्ही कारण व्हाल. 

३०. तर आपला दास माझा बाप याजकडे मी गेलों 
आणि मुलगा मजवरोबर नाहीं असें त्यानें पाहिलं तर, या 
मुलाचा जोव त्याच्या जिवाशी. अत्यंत जडलेला असल्या- 
कारणानं २१ मुलगा नाहीं हें पाहून तो. तत्काळ प्राण 
सोडील; अशानं आपल्या या दासांच्या पायी आपला दास 
आमचा पिता याला दुःख होऊन त्याचे पिकलेले केस 
आम्हींच अथोलोकीं उतरिळे असें होईल. ३२ बापापाशीं या 
मुलाबद्दद मी जामीन झालों आहें; मीं आपल्या बापास 
अश्ी खात्री दिली आहे. कीं मीं यास आपणाकडे परत 
न आणिलें. तर . आपला निरंतरचा- गुन्हेगार होईन: 
३३ तर आतां या गुलाऐवजीं या आपल्या दासास स्वामींनीं 
गुलाम ठेंवावें आणि या मुलास त्याच्या भावांबरोबर जाऊं 
द्यावे. ३४ कारण .हा मुलगा मजबरोबर नसला तर 
मी आपल्या बापाकडे कसा जाऊं १ नाहीं, नाहीं, 
बापास: दुःख होईल तें मला पाहवणार नाहीं. 


अ० ४४:२२-४'५१२. 


री १ तेव्हां योसेफांभोवती लोक उभे होतेः त्या 
९९ सर्वासमोर त्यास गहिवर आवरेना; त्याने 
“८... मोग्यानें म्हटलें कीं संव लोकांस . बाहेर घालवा. 
योसेफाने आपल्या भावांस ओळख - दिली तेव्हां 
त्याच्याजवळ दुसरें कोणी नव्हते. २ तो: मोठमोठ्याने 
रडूं लागला; तें मिसरी लोकांनीं ऐकलं, आणि फोरोच्या 
घराण्याच्याहि कानीं ते गेळें. ३ योसेफ. आपल्या 
भातव्रांस म्हणाला, मी योसेफ आहे: माझा पिता अजून 
जीवंत आहे. काय १ त्याच्या भावांच्या तोंडून कांहीं 
उत्त निघेना, कारण ते सर्व त्याजपुढे - घाबरले; 
४ योसेफ आपल्या भावांस म्हणाला, अमळ जवळ 
या; तेव्हां ते जवळ गेले. तो. पुनः म्हणाला, तुमचा 
भाऊ. , योसेफ, ज्याला तुम्ही मिसर देशांत: बिकून 
'डाकिर्छे तो मीच. ५ आतां कांहीं पस्तावा करूं नका; 
तुम्हीं मला या देशांत ढिक्रून टाकिले याबहृल संताप 
करून. घेऊं नका; कारण तुमचे प्राण. वांचवावे- म्हणून 
देवाने. मला तुमच्यापुढे पाठविलें. ६ या देहांत आज 
दोन वर्षे दुष्काळ आहे; आणखी पांच . वर्षे अशीं 
येणार आहेत कीं त्यांत नांगरणीकापणी कांहीं व्हाव- 
याची नाहीं. ७ देवाने मला. तुमच्यापुढे यासाठीं 
पाठविळें की तुमचा एथ्वीवर बचाद होऊन तुम्हीं शेष 
राहावें आणि तुम्हांस जीवंत राखून तुमची वंशत्रद्धि होऊं 
द्यावी. ८ तर आतां तुम्हीं नव्हें तर देवानें मला येथें 
पाठविलें; मला त्यानें फारोच्या बापाच्या ठिकाणीं 
करून. त्याच्या सवे घरादाराचा स्वामी व सवे मिसर 
देशाचा शास्ता करून ठेविलें आहे. 

९ तुझ्ही त्वरा करून माझ्य़ा बापाकडे जा आणि त्याला 
सांगा, तुमचा पुन्न योसेफ . म्हणतो. कीं देवानं मला अवघ्या 
मिसर देशाचा स्वामी केलं आहे तर मजकडे निघून या, 
बिलंब करूं नका; १० तुम्ही गोशेन. प्रांतांत वस्ती -करून 
राहावें; तुम्ही, तुमचे पुत्रपौत्र, शेरडेंभेंढरें, गुरेंढोरें व तुमचें 
सर्वे कांहीं घेऊन माझ्यासमीप राहावें. ११ कारण पांच वर्षे 
दुष्काळ पडावयाचा आहे,. तर येथें मी तुमचें संगोपन 
करीन; अशाने तुम्ही, तुमच्या धरचे लोक व तुमचा सवे 
परिवार. भिकेस लागणार नाही. १२ मी योसेफ 





५१ 


अ० ४'५५१२-४६५११ 


क. 


तुम्हांशीं प्रत्यक्ष बोळत आहे हॅ तुमच्या डोळ्यांना आणि 
माझा भाऊ :बन्यामीन याच्या :डोळ्यांना दिसतच. आहे 
१९ मिसरांतलें. माझें सर्व वैभव. आणि तुम्ही डोळ्यांनी 


घ्राहिलेळें - सगळें - माझ्या .बापास जाऊन सांगा, आणि 


'त्वरा' करून माझ्या बापास इकडे घेऊन या. १४ तो 
आपला भाऊ बन्यामीन याच्या गळां. पडून रडला, 
आणि  बन्यामीनहि त्याच्या गळां. पडून रडला. 
१५. आणि सवे भावांचे मुके घेऊन त्यांच्या गळां 
घडून :तो.. रडला;, .यानंतर' त्याचे भाऊ त्याजशीं 
बालत बसले. न 

१६ - योसेफाचे : माऊ आले आहेत अश्ली' बातमी 


फारोच्या*वाड्यांत पोहचली, ती ऐकून फारोस बं त्याच्या . 


चाकरांस. आमंद झाला. १७ फारो योसेफासे . म्हणाला, 


तूं: आपल्या भावांस सांग, एवढें करा की आपली 


जनावरें. लार्दून कनान देशास जा, १८ आणि ' आपला 
चप" वे. आपलीं ' सुलेंमाणसें ह्यांस घेऊन मजकडे या, 
म्हणजे. मिसर देशांत जें कांहीं उत्कृष्ट म्हणून आहे. तें 
भी तुम्हांस देईन व यो देशांतले उत्तम पदार्थ तुम्हांस 
खावयास. मिळंतील. १९ आतां तुला माझी आह्ञा आहे 
कीं त्यांस सांग : एवढें करा, आपलीं मुलेंबाळें व 
स्त्रिया . यांसाठी मिसर देशांतून गाच्या घेळन जा, 
आणि - आपल्या. बापासहि घेऊन या. 
मालमत्तेविषयीं - हळेहळूं नका, मिसर देशांत जें कांहीं 
उत्कृष्ट आहे तें ध्या, तें तुमचेंच आहे. 

२१ इस्लाएलपुत्रांनीं तसें केलें, आणि फारोच्या हुकमा- 
प्रमाणें योसेफाने त्यांस गाड्या व वाटेची शिधासामग्री 
दिली. २२ त्याने प्रत्येकासं एक एक नवा पोषाख दिला 
आणि बन्यामिंनास तीनशे रुपये आणि पांच नेवे पोषाख 
दिले. २३ त्याप्रमाणेच त्यानें आपल्या बापासाठीं 
मिसरांतील उत्तम पदार्थ लादलेले दहा गाढव आणि 
धान्य, भाकरी व वाटेसाठी इतर अंन्नसांमंग्री योनी 


लादलेल्या दह्य गाढवी रवाना केल्या. २४ या प्रकारें 


त्यानें: आपल्या भावांची रवानगी केल्यावर ते मार्गस्थ 
झाले: जातांना तो त्यांस म्हणाला, संभाळा, वाटेने 
भांडू नका: .२५ ते मिसरांतून निघून. वर कनान देशीं 





की 


आपला पिता याकोब यांजकडे जाऊन पोहंचले. 


"२६. योसेफ अजून जीवंत आहे. आणि अवघ्या मिसर 


देशावर त्याची सत्ता आहे असें त्यांनीं त्यास सांगितलें. 
तेव्हां त्याचें मन बेभान झालें; कारणं त्याला त्यांचा 
विश्वास वेहेना. २७ मग. योसेफाने त्यांस सांमितलें 
होतें ते सवे त्यांनीं निवेदन केलें; आणि त्यांचा बाप 
याकोब यार्ने त्याला नेण्यासाठी योसेफाने पाठविलेल्या 
गाड्या पाहिल्या तेव्हां त्याच्या जिवांत जीव आला. 
२८ आणि इल्लाएल म्हणाला, पुरें झालें, माझा पुत्र 
योसेफ अद्यापि जीवंत ' आहे, मी त्याला मरण्यापूर्वी 
जाऊन पाहीन. 
१ यानंतर इस्राएल आपल्या सर्वासह 
९४६ निघून बैरशेबास आला; तेथें त्यानें आपला बाप 
इसहाक याच्या देवास यक्ष केले. २ तेव्हां 
रात्री दष्टांतांत देव इस्राएलास ओलला, याकोबा, 
याकोबा; तो म्हणाला, काय आज्ञा? ३ तो म्हणाला, 
मी देव, तुझ्या पित्याचा देव आहें; तूं मिसरांत 
जाण्यास भिऊं नको; तेथें तुझें मी एक मोठें राष्ट्र 
करीन; ४ मी तुजबरोवर मिसरांत ग्रेईेन, तेथून मी 
तुला खात्रीने परत आणीन, आणि योसेफ आपल्या 


। हातानें तुझे डोळे झाकील. ५ मंग याकोब बैरशेबाहून 
२० आपल्या | 


निघाला, आणि त्याला नेण्यासाठी फारोने पाठविलेल्या 
गाड्यांत  इल्लाएलपुत्रांनीं आपला बाप याकोब, 
आपलीं मुलेंबाळें आणि स्रिया बसवून नेल्या. ६ ते 
आपलीं गुरेंढोरें आणि कनान देशांत संपादिलेलें घन 
घेऊन मिसर देशांत आले; याप्रमाणे. याकोब व 
त्याची सवे संतति मिसर देशांस आली; ७ त्यानें 
आपल्याबरोबर- आपले मुलगे व नातू, कन्या व नाती 
वगैरे आपली सवे संटतिं मिसरास आणिली. 

८ इस्राएलाची संतति म्हणजे अथोत्‌ याकोब ब 
त्याचे पुत्रपौत्र मिसरांत गेले त्यांचीं नांदे. हीं :-- 
योकोबाचा ज्येष्ठ पुत्र रऊबेन. ९ रऊबेनाचे पुत्र 
हनोक, पहू, हेद्लोन व कार्मी. १० शिमोनाचे पुत्र 
यसुवेल, -यामीन, ओहाद, याकीन, सोहार आणि 
कनानी ज्लीपासून झालेला पुत्र शौल. ११ लेवीचे पुंत्र: 


ष्र 


अ० ७६:११--७७:६ 


उत्पति 


गेषॉन,  कहाथ :ब मरारी.. १२ यहूंदाचे पुत्र: एर, 





त का या 
फड ४2४0 82202 “७०३6६08026 
5९३४७४२१६८ र 3111110111, 
215 11271180106,ूक्‍प 1:18 
0: म | कटि टा ि 
1:00 ता 1122 इ: 
1:15141६065112 1 1101110 
डिक टि ६४६९ हश ७७४७ रू 
70४121 ::101 र 122512 कि र्त 
हड क टिलकूक इडर हाट र न) 
इ करडक ६0 व की कर. र ी ४ 
१110011107 ७४ 
10310 रतिति्र प 
80 क्ट हु हरि > र 1111111- 
1 3855:22251: कडचाव्क्तार ता] 


अ० ३७५६-२८ 


उत्पत्ति 





असतील: . त्यांस माझ्या  गुराख्यांचे नायक कर. 
७ योसेफाने आपला बाप याक्रोब यास आणून 
फारोपुंडें. हूजर केलें, तेव्हां याकोबाने फारोस आजी 
वौंद.. दिला. : ८ फोरोने याकोबास बिचारिळें करीं तुझें 


वय किती वर्षार्चे आहे १ ९ याकोब फारोस म्हणाला, 


माझी जीवितय़ात्रा एकतीचीस वर्षांची झाली आहे; 
माझ्या. आयुष्यांच दिवस अल्प असून दुःखाचे गेले, 
आणि ते माझ्यां वडिलांच्या जीवितयात्रेच्याः आयुष्य- 
मर्यादेस :ज्ञाऊन पोंचळे नाहींत. १० याकोब .फांरोस 


आशक्षीर्बीदे .दळन त्याच्यापुद्दन निघून .गेला. १११ नंतर. 


योसेफार्ने आपला वाप व भाऊ यांच्या राहण्याची 
व्यवस्था केली: त्यानें फारोच्या आज्ञेनुसार मिसर 


* देशाच्या. उत्तम भागी. म्हणजे रामसेस प्रांतांत .त्यांस 


वतन करून दिलं. १२ योसेफाने आपला बाप, आपले 
भाऊ आणि आपल्या बापाच्या घरची माणसें यांस 
त्यांच्या * मुलाबाळांच्या संख्येप्रमाणें अन्नसामग्री पुरवून 
त्यांचें संगोपन केलं. र 

१३ त्या समयीं सवे देशांत खावयास अन्न म्हणून 
राहिलें नाहीं; दुष्काळ एवढा तीव्र होता कीं, त्यामुळं 
मिसर देहा व कनान देठा हैराण झाले. १४ मिसर 
देशांतील व. कनान देशांतील लोकांनीं विकत घेतलेल्या 
धान्याच्या मोबदला. जेवढा पैसा मिळाला तेवढा पेसा 
जमा कडून योसेफाने फारोच्या घरीं पोंचता केला. 


१५ मिसर देशांत व कनान देशांत कांहीं पैसा उरला. 


नाहीं, तेव्हां सवे मिसरी लोक योसेफाकडे येऊन 
म्हणाले, आम्हांस अन्न द्या. आपल्यादेखत आम्हीं कां 
उपाशी मरावे १ आमचा पैका सवे संपला. १६ योसेफ 
म्हणाला, तुमचा पैसा संपला तर तुमचीं गुरें द्या म्हणजे 
त्यांच्या मोबदला तुम्हांस अन्न देईन. १७ तेव्हां त्यांनीं 
आपली गुरें. योसेफाकडे आणिलीं; त्यांचे घोडे, शेरडे- 
' मेंढरे, गुरेंढोरें व. गाढवें घेऊन त्यांच्या मोबदला. त्यांस 
तो .अभ्न पुरवू -लागला;. वर्षभर त्यांची सगळी शुरें 
घेऊन. त्यांसरभन्न. देऊच त्यांचें पोषण--केळे. १८ तें 


वर्ष संपलें तेव्हां पुढील वर्षी ते: त्याजकडे येऊन ।._ 
म्हणाले, आमचा पैका सवे संपला, हें आम्ही स्वामी- . 
पड 


पासून चोरीत नाहीं; आमच्या गुरांढोरांचे कळप स्वामींचे 
झाले आहेत, आतां स्वामींसमोर सादर करण्यास 
आमचीं शरीरें व आमच्या जमिनी यांखेरीज आमच्या- 
पाशी कांहींएक राहिलं नाहीं; १९ आपल्यादेखत 


“आम्हीं कां मरावे आणि आमचा व आमच्या शेतांचा 


नाश कां व्हावा १ आम्ही व आमच्या जमिनी यांस विकत 
घेऊन आम्हांस अन्न द्या; आम्ही व आमच्या जमिनी 
यांजवर फारोची मालकी होवो; आम्हांस बियाणें द्या 
म्हणजे आम्ही जगू, मरावयाचे माही. आणि आमच्या 
जसिनी उजाड पडावयाच्या नाहींत. 

*-२७ या प्रकारें योसेफाने मिसरांतील सारी शेतंजमीन 
फारोच्या नांवें विकत घेतली; दुष्काळ भारी पडल्यामुळें 
प्रत्येक मिसऱ्यानं अन्नासाठी आपली शेतें विकिलीं; सवे भूमि 
फारोची: झाली. २१ त्यानें देशाच्या ध्या टोकापासून 
त्या टोकापर्यंतच्या सवे लोकांस दास केलें. २२ मात्र 
याजकांची जमीन त्यानें घेतली नाहीं, कारण याजकांस 
फारोकहून नेमणूक होती आणि फारोनं दिलेल्या 
नेमणुकींत ते नि्वोह करीत; म्हणून त्यांनीं ती विकली 
नाहीं. २३ मग योसेफ लोकांस म्हणाला, आज मीं 
तुमच्या जमिनींसह तुम्हांस फारोच्या नांवे बिकत 
घेतळे॑ आहे; हे बियाणे घ्या व जमिनी पेरा. 
२४ तुम्हीं हंगामाच्या वेळीं उत्पन्नाचा पांचवा हिस्सा 
फारोस द्यावा; बाकीचे चार हिस्से तुमच्या मालकीचे 
होतील; ते झेताच्या बियाण्यासाठी आणि तुम्हांस, 
तुमच्या धरच्यांस आणि तुमच्या मुलांबाळांस .खाण्यासाठीं 
ठेवा. २५ ते म्हणाले, आपण आमचे प्राण वांचविले, 
स्वामींची आम्हांवर कृपादृष्टि राहो, आम्ही फारोचे दास 
होऊन राहूं. २६ फारोस उत्पन्नाचा पांचवा भाग द्यावा 
हा नियम. योसेफाने मिसर देशाच्या जमिनीस लावूच 
दिला तो आजवर चालत आहे;. मात्र याजकांच्या जमिनी 
फारोच्या झाल्या नाहींत. २७. इस्माएल : लोक मिसर 
देशांतल्या गोशेन. प्रांतांत. वस्ती करून राहिले;. तेर्थे 
त्यांनीं वतर्ने केलीं; ते फलदूप होऊन बहुगरुणित झाले. 
२८. याकोब मिसर - देशांत सतरा वर्षे जगला; 
याप्रमाणें याकोबाचें सगळें वय - एकझेंसत्तेचाळीस 





झालें. २९ इस्लाएलाचा अंतकाळ समीप आला 
तेव्हां त्याने. आपला पुत्र योसेफ यास बोलावून आणून 
म्हटलें, तुझी मजवर कृपादष्टि असेल तर मजशी तूं 
ममतेने व सत्यतेने वागून मला मिसर देशांत पुरणार 
नाहींस अज्ी शपथ माझ्या मांडीखाली हात ठेवून वाहा; 
३० मी आपल्या वडिलांबरोबर निद्रा घेण्यास गेलो म्हणजे 
मला मिसर देशाबाहेर घेऊन जा आणि माझ्या वडिलां- 
च्या कबरस्तानांत ठेव. तो म्हणाला, आपल्या “सांगण्या- 
प्रमाणे. भी करीन. ३१. तो म्हणाला, मजपाशीं शपथ 
वाहा; तेव्हां त्यानें शपथ वाहिली; आणि इस्लाएलाने 
पलंग्राच्या उशयावर आपलें शीर लववून नमन केलें. 
१ यां गोष्टी घडल्यानंतर कोणीं योसेफास 
९८ सांगितले, पाहा, आपला बाप आजारी आहे; 
तेव्हां. तो आपले दोन पुन्न मनरशे व एफ्राईम 
यांस बरोबर घेऊन त्याजकडे गेला. २ आपला पुत्र योसेफ 
आपल्याकडे येत आहे असें कोणीं याकोबास कळविलें तेव्हां 
इस्राएल सावरून खाटेवर. बसला; ३ याकोब .योसेफास 
म्हणाला, सर्वसमर्थ देवाने कनान देशांतल्या लूज 
नगरापाशीं मला. दर्शन देऊन आशीवीद दिला तो असाः 
- ४ ऐक, भी तुला फलदूप करून बहुयुणित .करीन, 
तुजपासून राष्ट्रससुदाय उत्पन्न करीन आणि तुझ्यामागे 
तुझ्या संततीस हा देश निरंतरचें वतन करून देईन. 
५ भी मिसरांत तुजकडे येण्यापूर्वी, तुला जे दोन 
पुत्र मिसरांत झाले ते माझेच आहेत; जसे रऊबेन 
व॒ शिमोन तसेच एफ़ाईम व .मनरळे हेहि माझेच होत. 
६ त्यांच्यामागून जे पुत्र तुला होतील ते तुझे; त्यांचें 
वतन त्यांच्या भावांच्या नांवानें चालेल. ७ मी पदन 
येथून येत असतां. एफ़राथ ग्रांव. कांहींसा वूर राहिला 
तों कनान देशीं रस्त्यातच  राहेलीच्या मरणाने 
मला दुःख झोरे; एफ़ाथ म्हणजे बेथलहेम.. याच्या 
वाटेवर तिला पुरिलें. 

८ इस्राएलाच्या दृष्टीस योसेफाचे पुन्न पडले 
तेव्हां तो म्हणाला, हे कोण? ९ योसेफ आपल्या 
बापास म्हणाला, हे माझे पुत्र, देवानं मला हे 
या देशीं दिले. तेव्हां तो म्हणाला, त्यांस माझ्या- 


अर डढे७ ९८--दइर्ट:२० 


जबळ:. आण म्हणजे मी त्यांस आशीकोद-- देईन. 
१० :: इस्ाएलाची दृष्टि वयाच्या मानानें मंद झाली 
होती, म्हणून त्याला बरोबर दिसत नव्हतें. योसेफाने 
त्यांस त्याच्याजवळ नेलें, तेव्हां त्यानें. त्यांचें चुंबनं 
घेऊन त्यांस - आलिंगन दिर्ले. ११ इक्लाएलः योसेफास 
म्हणाला, तुझें तोंड . पुनरपि माझ्या दृष्टीस पडेल याची 
मला कल्पना नव्हती, पण आतां तर देवानं मला 
तुझी संततिहि पाहूं दिली आहे. १२ मग योसेफार्ने 
त्यांस आपल्या. गुडघ्यांच्या मधून काढिले. आणि भूमी- 
पर्यंत लवून नमन केलें. १३ मग त्या दोघांस, एफ़ाई- 
म्रास-.. आपल्या उजव्या हातीं. म्हणजे. इलाएलाच्या 
डावीस आणि मतरशास आपल्या डाव्या हातीं म्हणजे 
इस्राएलाच्या उजवीस असें 'धरून त्याच्याजवळ नेलें. 
१४ इखाएलारने आपला उजवा हात पुढें करून एफ़ाई- 
माच्या म्हणजे घाकठ्याच्या मस्तकीं ठेविला आणि 
आपला डावा हात. मनशाच्या मस्तकीं ठेविला: . त्यानें 
आपले हात उजवेडावे केले; सनद्हे. तर वडील होता. 
१५ त्यार्ने योसेफांस आश्लीरबोद . देऊन म्हटलं, ज्या 
देवासन्सुख माझे वडील अन्नोहाम व इसहाक चालले, 
माझ्या जन्मापासून आजवर - ज्या देवानं माझें पालन 
केलें, १६ ज्या दृतानें मला सर्वे आपदांतून रक्षिले तो 
या मुलांचे अभीष्ट करो; माझे नांव व. माझे पूर्वज 
अब्राहाम व इसहाक यांचें नांव हे चालवोत आणि 
पृथ्वीवर यांचा समुदाय वाढो; १७. आपल्या. बापाने 
उजवा हात. एफ़ाईमाच्या मस्तकीं. ठेविला हें योसेफाने 
पाहिलें तेव्हां त्यास वाईट वाटलें आणि एफ़ाईमाच्या 
मस्तकावरील. बापाचा हात काहून मनश्‍शाच्या मस्तकीं 
ठेवावा म्हणून त्यानं तो धरिला. १८ योसेफ आपल्या 
बापास म्हणाला, बाबा,.. असें नाहीं, - माझा ज्येष्ठ पुत्र 
हा आहे, आपला उजवा हात याच्या मस्तकीं ठेवा. 
१९ त्याचें सांगणें न. मानून त्याचा बाप म्हणाला, 
मुला, हे मला ठोऊक आहे, मला ठाऊक आहे; 
त्याचेहि एक राष्ट्र बनून तो महान होईल, तथापि 
त्याचा धाकटा भाऊ त्याजहून महान्‌ होईल आणि 
त्याच्या वंशाचा राष्ट्रससुदाय बनेल. २० त्या दिवशीं 


५५ 


गअ० ४८१२०-४९:१६ 


् त्यांस हा आक्षीरषाद दिला : इद्लाएह लोक. तुझें 
नांव घेऊन आश्षीर्वाद देतांना म्हणतील कीं एफ़ाईम 
वं ममःशे यांच्याप्रमाणे. देव तुझें कल्याण करो; 
येणेंप्रमाणें त्यानें एफाइेमास मनर्शाहून : वरचढ केलें. 
२१ इल्लाएठ योसेफास म्हणाला, पाहा, मी तर आतां 
मरणार, तथापि देव तुम्हांवरोबर राहील आणि तुम्हांस 
तुमच्या पूर्वजांच्या देशी परत नेईल, २२ मी तुला 
तुझ्या भावांच्याहून जमिनीचा एक अधिक विभाग 
देतो, तो मी. माझ्या तरवारीच्या व धनुष्याच्या 
जोरावर अमोरी लोकांपासून घेतला 
* १ झग याकोबाने आपल्या पुत्रांस बोलावून 
९१९ टले, तुम्ही सर्व जमा व्हा म्हणजे पुढील 
चं काळीं तुमचें कायकाय होईैक हे मी तुम्हांस 


२ याकोबपुत्रहो, एकत्र होऊन ऐका 
तुमचा पिता इल्लाएल यांजकडे कान द्या. 
३ रऊबेना, तू माझा ज्येष्ठ, भाझे बळ, माझ्या 
पौरुषाचें प्रथम फळ आंहेस 
प्रतिष्टेचं श्रेष्ठत्व आणि सामध्याचे श्रेष्ठत्व प्रत्यक्ष तूंच. 
४ तथापि तुला पाण्यासारखा ऊत असल्यामुळें तुला 
श्रेष्ठत्व मिळावयाचें नाहीं; 
कारण तू आपल्या. पित्याच्या खाटेवर चढलास; 
'तू ती भ्रष्ट केली; तो माझ्या शग्येवर चढला. 

५ शिमोन व लेवी हे सख्खे भाऊ आहेत; 
त्यांच्या तरवारी प्रत्यक्ष बलात्काराची हत्यारें होत. 

६ माझ्या जिवा, त्यांच्या कारस्थानांत शिरू नको; 
माझ्या शीला, त्यांच्या मंडळांत सामील होऊं नको; 
कारण रागाच्या भरांत त्यांनीं मनुष्यात केला. 
त्यांनी उन्मत्तपणाने बैलांच्या पायांच्या शिरा 

तोडिल्या. 

७ त्यांच्या कोपाला धिक्कार असो, तो अतिदार्ण होर; 
त्यांच्या रोषाला धिक्कारा असो, तो फार 

निष्ठुर होय; 
मी त्यांची याकोबांत फाॉकॉफांक करीन, 





५६ 


८ हे यहूदा, तुझे बंधु तुझा धन्यवाद करितील 
तुझा हात तुझ्या शत्रूंची मानगुटी धरील 
तुझ्या बापाचे पुत्र तुजपुढें नमतील. 
९ यहूदा सिंहाचा पेटा आहे; 
माझ्या पुत्रा, तूं शिकार करून डोंगरांत गेला आहेस; 
तो सिंहासारखा, सिंहिणीसारखा दबा धसून 
त्यांला कोण छेडणार £ 
१० यहुदाकडचें राजवेत्र ज्याचें आहे तो येईतोंवर 
तें त्याजकडून जाणार नाहीं, 
शासनदंड त्याच्या पायांमधून ढळणार नाहीं; 
राष्ट त्याचीं आज्ञांकित होतील. 
११ तो आपलें तरुण गाढव द्राक्षलतेला, 
आपल्या गराढवीचे शिंगरू उत्तम द्राक्षलतेला 
बांधून ठेवील; 
तो आपलें वसत द्राक्षारसांत, 
आपटला पेहराब द्राक्षांच्या रक्तांत घुडेल; 
१२ त्याचे नेत्र द्राक्षारसाने आरक्त होतील; 
त्याचे दांत दुधाने शुभ्र होतील. 
१३ जंबुळून सागरतीरीं वस्ती करील; 
तो जहाजांचे बंदरच होऊन राहील; 
त्याची सरहद्द सीदोनापर्यंत जाईल. 
१४ इस्साखार हा मजवूत गर्दभ आहे; 
तो मेंढवाड्यांच्या दरम्यान दबकून बसतो; 
१५ विश्रांतीला हें चांगलें स्थेल आहे, 
हा देश मनोहर आहे असें पाहून 
भार वाहण्यास त्यानं खांदा दिला; 
तो बिगारकाम करणारा दास बनला. 
१६ दान इस्लाएलाचा एक वंश असून 
आपल्या लोकांचा कैवार घेईल. 


१ अथबा: यहूदा शिलोस येईतोंवर 
त्याच्याकडून राजवेत्र जाणार नाहीं 
अथवा: शिलो येईतोंवर 
यहुदाकडून राजवेच्र जाणार नाहीं 





अ० ४९६११७-५०१७ 





१9. दान हा.मार्गातला सर्पे, 
बाटेवरचा नाग होईल, 
हा घोड्याच्या टांचेस दंश करितो 
तेव्हां त्यांवरला स्वार उलथून मागें पडतो. 
१८ हे. परमेश्वरा, मी तुजकडहून उद्धार होण्याची प्रतीक्षा 
करीत आहें. -- - .: 
१९ गाद याजवर: एक लढाऊ टोळी गर्दी करील 
*. तथापि तो त्यांच्या पिछाडीवर छापा घालील. 
२० आशेर आपले पौष्टिक अन्न निपजवील, 
तो राजास योग्य अशीं मिष्टार्भे पुरवील. 
२१ नफताली मोकळी सुटलेली हरिणीच होय, 
तो सुंदर भाषणें करणारा होईल. 
२२ योसेफ हा फलवती लतेची एक शझाखाच आहे, 
: ___ निझेरापाशीं लावलेल्या फळझाडाची झाखा आहे. 
त्याच्या डाहळ्या भिंतीवर . चढून पसरल्या आहेत. 
२३ तिरंदाजांनीं त्यास त्रस्त केलें - 
त्यास बाण मारिले, त्याचा पिच्छा पुरविला 
२४ तथापि त्याचें धनुष्य मजबूत राहिले; 
याकोबाचा समर्थ देव, इ्लाएलाचा मेंढपाळ, इस्ला- 
एलाचा दुगे 
याच्या द्वारें त्याचे भुज स्फुरण पावले. 
२५ तुझें साहाय्य करणारा तुझ्या पित्याचा देव 
तुला वरदान, देणारा सवेसमर्थ देव याजकडून 
हें होईल 
वरून आकाशाची त्र खाळून जलाशयाची वरदाने 
तुला तो देईल 
दुधाची व संततीची वरदानें तो तुला देईल. 
२६ तुझ्या पित्यानं कथिलेलीं वरदान 
प्राचीन पवेतांच्या वरदानांहून श्रेष्ठ आहेत, 
सनातन डोंगरापासून प्राप्त होणाऱ्या इष्ट वस्तूंडून 
श्रेष्ठ आहेत; 
हे आशीर्वाद योसेफाच्या मस्तकी, 
आपल्या भाऊबंदांत जो प्रमुख त्याच्या शिरीं येवोत. 
७ बन्यामीन हा फाहून टाकणारा छांडगा आहे; 
सकाळीं तो शिकार भक्षील, 


सायंकाळीं लटीचे वांटे करील. 

२८ हे इस्राएलाचे बारा वंशः होत. त्यांचा . पिता 
त्यांस आशीर्वाद देतांना वचनें बोलला तीं : हींच; 
एकेकास त्याच्यात्याच्यापरी त्यानं . आशीर्वाद दिला: 
२९ मग त्यानें त्यांस आक्षा केली कीं मी: लवकरच 
स्वजनांस. जाऊन : मिळणार, तर मला : नेऊन एफ़ोने 
हित्ती याच्या शेतांतल्या गुहेंत माझ्या. 'वडिलांपा्शी 
पुरा. ३० कनान: देशांतील मम्रेसमोरील .मकपेला नामक 
शेतांतील गुहा, जी अत्राहामाने शेतासुद्धां एफ़ोन हित्ती 
याजपासून आपल्या ससेचें . कबरस्तान व्हावें. म्हणून 
विकत घेतली होती तीच ही. ३१ तेथेंच अब्राहाम 
व त्याची स्री सारा यांस पुरिळें; इसहाक व त्याची 
स्री रिनका गांसहि तेर्थे पुरिळें; तेथेच मीं लेआसहि 
पुरिळें. ३२ तें. शेत व त्यांतील गुहा हीं हेथींपासून 


, खरेदी केलीं आहेत. ३३ आपल्या पुत्रांस आह्ञा 


करण्याचें .खंपविल्यावर . याकोबाने ' अंथरुणावर आपले 
पाय आखडून प्राण सोडिला, आणि तो स्वजनांस जाऊन 
मिळाला. १ म्रग योसेफ आपल्या बापाच्या 
९२७. तोंडाशी तोंड लावून रडला आणि त्याने त्याचे चुंबन 
घेतलें. २ योसेफाने आपल्या पद्रच्या वैद्यांस 
आपल्या बापाच्या प्रेतांत मसाला भरावा म्हणून आज्ञा 
केली; त्याप्रमाणें त्या वैद्यांनी इस्राएलाच्या प्रेतांत मसाला 
भरिला. ३ या कार्यास चाळीस दिवस लागले; . प्रेतांत 
मसाला भरण्यास इतके दिवस लागत असत; आणि 
भिसरी लोकांनीं सत्तर दिवस त्याच्यासाठी शोक केला. 

४ शोकाचे दिवस संपल्यावर योसेफ फारोच्या 
घराष्यांतल्या लोकांस म्हणाला, तुमची कृपादष्टि 
मजवर असेल तर फारोच्या कानावर एवढें घाला कीं, 
५ माझ्या बापाने मजकडून आणभाक घेऊन म्हटटें 
कीं पाहा, मी आतां मरणार; तर कनान देद्यांत जी 
कबर मीं आपल्यासाठी खोदविली आहे. तींत मला 
नेऊन मूठमाती दे. मला तिकडे जाऊन माझ्या 
बापास पुरण्याची आज्ञा द्यावी. मी परत येईन. ६ फारो 
म्हणाला, जा, तुझ्या बापाने तुजकडून आणभाक 
घेतल्याप्रमाणें त्याला मूठमाती दे. ७ मग योसेफ 


ष्ज 


अ० ष्ट १७-२६ 


उत्पत्ति 





आपल्या बापास मूठमाती. देण्यास निघून गेला, आणि 
फारोचे सेवक म्हणजे. त्याच्या घराण्यांतले बुंडील जन 
व मिसर. देशांतले सवे वडील जन त्याजबरोबर गेले; 
द'र्‍योसेफाच्यां घरचे सवे लोक, ' त्याचे. माऊ आणि 
त्याच्या ' बापाच्या 'घरचे . सर्वे लोक 'गेठे; आपलीं 
मुटेंबाळें,- डोरडेसेंढरे, जुरेंढोरें :हीं मात्र : त्यांनीं. 'गोडोन 
प्रांतांतंःच * मागें: ठेविलीं.. «- त्याजबरोबर रय्न व॒ स्वार 
गेळे; अश्नी“ त्याची मोठी ..स्वारी-- निघाली. .:१ ० 'यार्देने- 
पलीकडे ' अटादाच्या खळ्याप्राठीं ते आले तेव्हां :त्यांनीं 
तेथें मोठा. विलाप : केला; -योसेफानें तेथे '-आपल्या 
बापासाठीं सात . दिवस. शोक करावयाचें: ठरविलें. 
११. अटादाच्य़ा खळ्यांत कनानी लोकांनीं“ तो * विलाप 
पाहिला तेव्हां ते. म्हणाले, हा मिंसरी ' लोकांचा 


महाझयोक आहे; त्यावरून त्या ठिकाणाचे. नांव अबेल- 


मिद्लाइम:पडळें, ते - यादेनेपलीकडे आहे. १२ इल्लाएलाने 
आपल्या पुत्रांस आज्ञा केली होती त्याप्रमाणे त्यांनीं 
केळे; १२ त्यांनी त्यास कनाम देशीं नेऊंन मम्रे 
समोरील मकपेला शेताच्या गुहेंत मूठमाती दिली 
अन्राह्ममार्ने एफ़ोन हित्ती याजपासून आपल्या माल्कीचें 
-कबरस्तान व्हावे म्हणून शेतासकट विकत. घेतली 
'होती तीच- ही गुहा. १४ योसेफाने आपल्या बापास 
"मूठमाती दिल्यावर तो, त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाच्या 
मूठमातीसाठीं त्याच्याबरोबर मेळे होते ते सवे मिसर 
देशीं परत गेले. 

१५ आपला बाप. मेला हें मनांत आणून योसेफाचे 
'भाऊ म्हणूं लागले, आतां योसेफ आमचें वैर 
करील व आपण त्याचें जें वाहेट केलें त्याचें तो 
पुरे उसने फेडील. १६ त्यांनीं योसेफास सांगून 
याठविलें की आपल्या पित्याने मरणापूर्वी अम्हांस आज्ञा 


केली ती अशी: १७ तुम्ही योसेफास सांगा,.. तुझ्या 
भावांनीं तुझें वाईट केलें हा त्यांचा गुन्हा व पातक 
यांची क्षमा कर; आतां. आपल्या पित्याच्या देवाचे जे 


: आम्ही दास त्या आमचा अपराध क्षमा करा अशी 


आम्ही. विनंति करितों: हॅ. :भाषण ऐकून योसेफासं रह 
आलि. १८ त्याचे भाऊ स्वतः त्याजकडे जाऊन त्याच्या 
चायांशीं लागले वः म्हणाले; पाहा, आम्ही आपले'- दास 
आहों. १९ योसेफ त्यांस: म्हणाला, मिळे नका, मी 
का देवाच्या ठिकाणीं आहे ६ २० तुम्ही मारे वाईट 
योजिले, पण देवाची योजनां बर्‍यासाठींच होती कीं 
तेणेंकरून बहुत. लोकांचे प्राण वांचावे; हें तुम्ही आज 
पाहतच आहां. २१ तर आतां मिऊं नका; मी तुमचें 
व. तुमच्या मुलांबाळांचें संगोपन करीन. या प्रकारें 
त्याने त्यांचें सांत्वत करून त्यांच्या मनास धीर दिला. 

“२२ योसेफ आपल्या बापाच्या धरच्या माणसांसह 


: मिसर देह्यांत राहिला. तो एककेंदहा वर्षे जगला. 


२३ योसेफाने एफ्राहेमाच्या तिसऱ्या पिढीची मुलें 
पाहिली; तसेंच मनरशाचा पुत्र माखीर. याचीं मुलें 
त्याने आपल्या मांडीवर खेळबिलीं. २४ नंतर योसेफ 
आपल्या भावांस म्हणाला, मी आतां मरणार; देव 
खरोखर तुमची भेट घेईल व जो देश अब्राहाम, 
इसहाक व याकोब यांस त्यानें . प्रतिज्ञापूवेक देऊं केला 
आहे त्यांत या देशांतून घेऊन जाईल. २५. मग 
देव खात्रीने तुमची भेट घेईल, असें योसेफाने 
इस्लाएलपुत्रांस सांगून आपल्या अस्थि तेथून घेऊन 
जाण्याविषयीं त्यांच्याकडून  आणभाक करविली. 
२६ योसेफ एकदेंदहा वषाचा होऊन मृत्यु पावला. 
त्यांनीं त्याच्या .प्रेतांत मसाला भरून ते एका पेटींत 
घाळून मिसर देशांत ठेविटें. 


ष्ट 


निर्गम 


<>००€-> 


१ याकोबासह जे इस्लाएलपुत्र सहकुटुंब मिसर 
| देशांत गेले त्यांचीं नांवें ही. : २ रऊबेन, शिमोन, 
लेवी व यहूदा; ३ इंस्साखार, जवुलूने व बंन्या- 
मीन; .४ दान व नंफताली, गाद व आझर. ५-याकोबा- 
पासून झालेले एकंदर सत्तर जण_ होते; योसेफ हा 
मिसरांत होताव. ६ नंतर योसेफ व त्याचे सव बंधु 
आजि त्या पिढीचे सवे. जण गुजरले. ७ इखाएल्पुत्र 
फलट्रप झाले व अतिशयित ब्रद्धि पावून बहुगुंणित 
झाले; ते महाप्रबळ होऊन त्यांनीं देगा भरून गेला. 

८ पुढें 'योसेफाची ज्यास माहिती नव्हती असा एक 
नवीन राजा मिसर. देशावर आला. ९ तो आपल्या 
लोकांस म्हणाला, पाहा, या इस्राएल वंशाचे लोक 
आपल्यापेक्षा संख्येनं व बलाने अधिक झाले आहित; 
१० तर चला, आपण त्यांच्याशीं धूर्तपणाने वागू या; 
- नाहींतर ते संख्येने फार वाढतील आणि एकादा युद्धाचा 
प्रसंग आला म्हणजे ते आपल्या शत्रूंला सामील होऊन 
आपल्याशी कदाचित्‌ लढतील व या देशांतून निघून 


जातील. ११ त्यांनीं त्यांजवर कामाचा बोजा लादून त्यांस 


जेरीस आणावें, या हेतूनं त्यांजपासून निगार घेणारे 
मुकादम नेमिळे. तेव्हां त्यांनी फारोसाठीं पिथोम व 
रामसेस हीं कोठारांची नगरें बांधिली; १२ पण जों जों 
त्यांनीं त्यांस, पीडिळें तों तों ते वाहून बहुगुणित झाले 
व त्यांचा . बोहॉकडे बिस्तौर. झाला. त्यांस इंख्राएल- 
वंदाजांची किळस वाट लागली; १२ म्हणून मिसरी होक 
इस्नाएलवंशजांपाखून सक्तीने काम घेऊ लागले; १४ 
. _ त्यांजकडहून मातीचा गारा व त्रिटा करवीत आणि त्यांस 
शेतांत हरतर्‍्हेचीं कामें करावयास लावीत; असल्या 
बिकट कामाने त्यांस जीव नकोसा झाला; त्यांजकडून 
रबीत तीं सवे कामें मोठ्या सक्तीची असत. न 


१५ दोन इश्री सुइणी होत्या; एकीचे नांव शिफ्रा व | 
५९ 


दुसरीचें नांव पुवा; त्यांस मिसरच्या राजाने आह्ञा 
केली. कीं; १६ तुम्ही इंग्री स्रियांचे बाळंतपण करीत 
असतां, प्रेसूत होण्याच्या जागीं त्या . बसल्या म्हणजे 
नीट पाहा,” आणि मुलगा असला तरं त्यास जिवें. मारा; 
पण मुलगी असली तर तिला जिवंत ठेवा. १७ त्या . 
सुइणी देवाचें भयं बाळगणाऱ्या होत्या, . म्हणून त्यांनीं 
मिसरी राजाच्या हुकमाप्रमाणें न करितां नरबालकांसहि 
जीवंत राहूं दिलें. १८ तेव्हां मिसरी राजानें त्या सुदर्णीस 
बोंठावून विचारलें, तुम्ही हें काय करितां १ नरबालकांस 
कॉ जीवंत राहु देतां १ १९ त्या सुइणी फारोस म्हणाल्या, 
इत्री. बायका कांहीं भिसरी चायकांप्रमाणें नाहींत; त्या 
फार 'जोमदार आहेत, आणि सुईण जाऊन पोंचण्या- 
पूर्वीच त्या प्रसूत होतांत.. २० यावद्दल देवाने त्या 
सुइणींचें कल्याण केलें; इखाएल लोक तर बहुतपट वाहून 
फार प्रबल झाले. २१ त्या सुइणी देवाचें भय बाळग- 
णाऱ्या होत्या म्हणून त्याने त्यांचीं घराणीं वसविली. 
२२ तेव्हां फारोने आपल्या सवे लोकांस आज्ञा केली 
कीं इब्र्यांना होतील तेवढे सगळे सुल्गे नदींत टाका 
आणि होतील तेवढ्या सगळ्या भुली जिवंत ठेवा. 
4 छेवी वंश्यांतल्या एका पुरुषाने जाऊन लेवीची 
|. कन्या बायको केली. २ ती क्ली गभेवती होऊन 
तिला मुलगा झाला; तो बालक सुंदर आहे हें पाहून 
तिनें त्याला तीन महिने छपवून ठेविलें. ३ पुढें त्याला 
छपवून ठेवितां येईना म्हणून तिनें लव्हाळ्यांचा एक 
पेटारा करून त्याला डामर व राळ चोपडली; त्या पेटा- 
र्‍यांत तिनें त्या बाळकास घाळून नदीतीराच्या लन्हाळ्यांत 
नेऊन ठेविलें; ४ आणि त्याचें काय होईल”ते पाहाव- 
यास त्याची बहीण दूर उभी राहिली. ५ मग फारोची 
कन्या नदीवर स्नान करावयास आली; तिच्या 
दासी नदोच्या कडेने चालल्या असतां ठव्हाळ्यांमध्यें 


अ> २५४५-३४ निगम 





तो पेटारा तिच्या नजरेस पडला; तो आणावयास तिनें | व्यि तेथील मिद्यानी याजकाला सात कन्या होत्या; त्या. 
आपल्या एका दासीस सांगितलें. ६ तो उघहून प्रह्ता घाणी काढून आपल्या बापाच्या शेरडांमेंढरांस पाजण्या- 
तिच्या दृष्टीस ते बालक पडलें; ते रडत होतें. तिला -| करितां. ते डोणींत भरीत होत्या. १७ इतक्यांत घन- 
त्याचा कळदळा आला व ती म्हणाली हें कोणातरी | गरांनीं येऊन त्यांस हाकून लाविलें; तेव्हां मोशानें उठून 
इत्र्याचें बालक आहे. ७ तेव्हां त्या बालकाची बहीण । त्या मुलींस मदत करून त्यांच्या कळपास पाणी पाजिशें. 
फारोच्या  कश्र्येस:.म्हणाली, 'आपणाकरितां मुलास: दूध . १८ . त्या आपला बाप रगुवेल याजकडे आल्या तेव्हां तो 
पाजोक्यासारठी : हणी श्ियांतून “एकादी दाई बोलावू.काय £ | म्हणाला, आळ. तुम्ही लवकर का आलां १ १९ त्य़ा 
द जफारोच्या कन्येने. तिला. म्हटळें,. जा बोलाव. तेव्हां | म्हणाल्या, धनगरांच्या हातून एका मिसरी मनुष्याने आमची 
ती मुलगी ' जाऊत. त्या. बालकाच्या. भाईेस :घ्रेऊन :आली: । सुटका. केली, आणि .आम्हांसाठी पाणी देखील काढून 
९ फारोच्या कन्येने “तिला म्हटलें, या मुलास घेऊन जा, : कळपास. पाजिलें.. २० तो. आपल्या कन्यांस म्हणाला, 
आणि . मजकारितां यासं दूध. पाज, म्हणजे. मी तुरा वेतन । तो कोठें- आहे ६ त्याला . तेथे सोहन तुम्ही कां आलां £ 
देईन. . मग :.ती. झली. त्याला, घेळत जाऊन दूध प्राजूं | त्याला. जेवावयास. बोलावूत आणा.. २१ मोझे .त्या 
लागली.. १०: ते-मूल .ब्ाहून मोठें झालें तेन्हा ..ती त्यास । मनुष्यापाशीं . .राहण्यास कबूरु. झाला; ,. त्याने . मोशाला 
घेऊन फारोच्या कन्येकडे गेली, आणि तो तिचा पुत्र | आपली कन्या सिप्पोरा दिळी. २२ तिला. पुत्र झाला, 
झाला. .. तिनें .त्याचें .. नांव. मोशे. ठेविठें, कारण: ती ' त्यानें त्याचें - नांव गेर्षोम.. ठेविलें; तो म्हणाला, कारण 
म्हणाली, मीं: त्याला पाण्यांतून काढिें. 52: मी-परदेश्ांत वस्ती करून आहें ९5 

११: कांहीं दिवसांनीं असें झालें कीं मोझे मोठा | २३ बराच काळ. लोटल्यावर. मिंसराचा . राजा मृत्यु 
झाल्यावर त्याने. आपल्या भाऊबंदांकडे. जाऊन त्यांचे. पाबळा; इकडे. इखाएलवंशज .निकट दास्यामुळें. उसासे 
काबाडकष्ट पाहिरे;. त्या. प्रसंगी. . आपल्या - भाऊबंदांपैकी । टाकून आकांत . करीत, . झ्षाणि. त्य़ा . दास्यामुळें त्यांनी. 
एका .इग्याला. कोणी;,'मिसरी:. मारीत असतांना... त्यानें | केलेला आकांत .. .वर - देवापर्यंत . जाऊन . पोहचला. 
पाहिलें.-..१ २. तेव्हां: त्यानें इकडेतिकडे सभोवार नजर | २४ देवाने. त्यांचा आकांत ऐकला तेव्हां. अब्राहाम, 
फेकली व: कोणी, नाहीं: असें: -पाहून त्या सिसऱ्यास ठार । इसहाक व. याकोब. यांच्याशी केलेल्या - कराराचें .त्यास 
करून त्यांडा वाळूंत गारद केलें. १३ तो पुन्हां दुसऱ्या | स्मरण झालें, २५ म्हणून देवाने इत्लाएलवंदाजांकडे 
दिवशीं बाहेर गेला- तों-दोपां: इ्री मनुष्यास. एकमेकांशी. , दृष्टि दिली; देवाने त्यांच्याकडे लक्ष पुरविले. 
मारामारी - करतांना: :: त्याने: पाहिले; तेव्हां. ज्याची । _ - . १ मोशे आपला. सासरा मिद्यानी याजक इयरो 
आमळीक होती 'त्यास . स््माठा, तूं. आपल्या । दे. याची झेरडेंमेंढरे. चारीत असे; एके दिवशीं 
बांधवाला कां रीत :आहेस ६ . १४., तो. त्यास -तो आपला कळप रानाच्या. पिछाडीस देवाचा डोंगर 
म्दणाळा, :तुला आम्हावर अश्विकार्र व न्यायाधीझ कोणीं । होरेब येथवर घेऊन गेला. २ तेव्हां परमेश्वराच्या 
नेमिले £ हुं. त्या. मिसर्‍्यास* जिवें:-मारिलें. तसें मलाहि । दृतार्ने . एका झुडपांतूत अभिज्वाळेच्या द्वारे त्यास 
मासबयास: पाहतोस काय १ तेव्हां मोशाला.भीति.पडली:.| दशन दिलें; त्यानें दृष्टि लाविली तों. झुहृप अभीने 
तो" म्हणाला, खरोखर ती... गोष्ट. : फुटली असावी. | जळत असून तें भस्म झालें . नाहीं असें. त्यास दिसले. 
१५. फारोच्या कानीं ती. गोष्ट गेली तेव्हां मोझाला । ३ तेव्हां मोझे म्हणाला, -मी आतां तिकडे जाऊन हा 
मारून टाक्याचे त्यानें योजिले; मण ' मोशे :फारोपु्ठेन । काय चमत्कार : आहे, तें झुहप कां भस्म होत नाही, ते 
पळून :मिद्यान देशांत जाऊन पोहचला आणि. तेथें एका । पाहतो. ४ तें पाहण्यास .मोशे .: तिकडे वळला. असें 
विहिरीपांशीं बेसला. : - : | परमेश्वराने - पाहिलें: .- आणि झुडपांतून देवाने त्यास 














_ मारून म्हटले, मोशे, मोशे. तेव्हां तो म्हणाला, 


काय आज्ञा १ ५ देव त्यास म्हणाला, इकडे जवळ येऊं 


नको; तू आपल्या पायांतले : जोडे काढ, कारण ज्या 
जागीं तू. उभा आहिस ती भूमि पवित्र आहे: ६ तो. 


आंणखी म्हणाला, मी तुझ्या पित्याचा देव, अग्राह्मामाचा - 


देव, इसहाकाचा “ देव, याकोंबाचा देव आहें. तेव्हां 
मोशानें आपले ' मुख 'झाकिले; कारण. देवाकडे दृष्टि 
करण्यःस * तो. घजला “नांही. ७ परमेश्वर म्हणाला, 
मिसर देश्यांत असलेल्या. मोया लोकांची... विपत्ति 


मीं खरोखर पाहिली आहे; त्यांजपासून बिगारकाम 


घेणाऱ्या मुकादमांच्या त्रासामुळे त्यांनी केलेला 


आकांत मीं ऐकला आहे; त्यांचे क्ेश मी. जाणून 


आहें; ८ त्यांस मिसऱयांच्या हातांतून सोडवावे, आणि 


चांगल्या विस्तृत देशांत, दुधामधाचे प्रप्ताह ज्यांत - 


वाहत आहेत अशा देशांत, म्हणजे कनानी, हित्ती, 
अमोरी, परिज्जी, हिव्वी व यबूसी - यांच्या देशांत 


त्यांस घेऊन जावे म्हणून मी उतरलो आहें: 


९ पाहा, इळाएलवंशजांचा आकांत मजपर्यंत आला 
आहे; मिसरी लोक त्यांजवर कसा जाचजुलूम करीत 
आहेत हेंहि मीं प्रत्यक्ष पाहिळें आहे. १० तरं 
आतां चल, तूं मिसर देहातून माझे लोक इस्राएल- 
वंशज यांस बाहेर काढावें म्हणून मी तुला फारोकडे 
थाठवि्तो. ११ तेव्हां मोशे देवाला म्हणाला, फारोकडे 


अ० शेड रेचे 


ेसख.बमंयवअ 





याचा तोच::असणार; तूं इख्राएल लोकांस सांग “मी 


असणार ” यानें मला - तुम्हांकड पाठविलें आहे. 
१५- आणखी देवाने मोशाला 'सांगितठें, तूं इलाएकं 
लोकांस सांग, . तुमच्या पूर्वजांचा देव, - अब्राहामाचा 
देव, इसदह्वाकाचा देव व याकोबाचा देव परमेश्वर 
यानें मला तुम्हांकडे पाठविें आहे; : हेंच- माझें .सना- 
तनः नाम. आहे. व याच नामाने पिढ्यानपिढ्या माझे 
स्मर्म होईल. १६:तूं जा आणि. इल्लाएलाच्या. वडील 
जनांस जमवून सांग: . तुमच्या पूर्वजांचा : बेव, 
अक्राहामाचा,. .इसहाकांचा व याकोबाचां . देव पर- 
मेशवर.' यानें मळा दशन देऊन :म्हटळें की माझें 
तुम्हांकडे. खरोखर लक्ष गेळें आहे. व मिसर देशांत 


१७ मिसर देद्यांतल्या विपत्तींतून 'मी तुमची सोड- 
वणूके करून कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी 


' ब यंबूसी यांच्या देशांत, ज्यांतून दुधामधाचे प्रवाह 


वाहतः आहेत त्या देशांत, तुम्हांस घेऊन जाईन असें 
मी.-सांगितळें: आहे म्हणून -कळीव. १८ तुझें सांगणें ते 
ऐकतील; मग तूं आणि इत्वाएलांचे दडील जन मिसर 
देशाच्या राजाकडे जा व. त्यास सांगा, इब्र्यांचा देव 
परमेश्वर आम्हांस भेटला आहे; तर आमचा देव 
परमेश्वर याला होमबलि . अर्पावे म्हणून आम्हांस तीन 
दिवसांच्या वाटेवर रानांत. जाऊं द्यावें असा आमचा 


जाऊन इल्लाएछ लोकांस मिसरांतून काढून आणणारा | अजे आहे; १९ पण मला ठाऊक आहे कॉ मिसर . 


असा मी कोण£१ १२ देव म्हणाला, निःसंशय मी तुज- 
बरोबर असेन; मीं तुला पाठविलें याची तुला हीच खूण 
कीं तूं लोकांस मिसरांतून काढून आणिल्यावर याच 
डोंगरावर तुम्ही देवाची उपासना कराल. 

१३ तेव्हां मोझे देवाला म्हणाला, पाहा, मला तुमच्या 
पूर्वेजांच्या देवाने तुम्हांकडे पाठविलें आहे, असें मीं 
इक्लाएल लोकांकडे जाऊन त्यांस सांगितठें असतां त्याचें 
नाम काय असें मंला ते विचारतील तेंव्हा मी काय 
सांगूं ९ १४ देव मोशाला म्हणाला, मीं* जो असाव- 





१ अथवा! मी जो आहें तोच आहें. 


देशाचा राजा तुम्हांस- जाऊं. देणार नाहीं; त्यास भुज- 
प्रताप दाखबिला तरी तो जाऊं देणार नाहीं. २० मग 
मी आपला हात दाखवून मिसर देशांत ज्या सर्व 
अक्वत कृति करणार त्यांचा मारा मी. त्याजवर 
करीन; मग तो तुम्हांस जाऊं देहेल; २१ आणि-या 
लोकांवर मिसरी लोकांची कृपादष्टि होहेल असें मी 
नाहीं; २२ तर तुमची प्रत्येक खी. आपल्या शेजारणी- 
पासून व॒ आपल्या घरांत बिर्‍हाड करून. राह- 
णाऱ्या ्रीपांसून सोन्यारुप्याचे अलेकार वे पोषाख 


1 मागून घेईल; ते तुम्ही आपले पुत्र व कन्या यांस 
६१ 


अ० ३५२२--४:२५ 


निर्गम 





घालाल, या प्रकारें तुम्ही मिसरी लोकांस लुटाल. 


१ तेव्हां मोशाने उत्तर केलें, पण ते माझा 


९ विश्वास धरणार नाहींत व. माझें म्हणणें ऐकणार 

नाहींत; ते. म्हणतील,- परमेश्वराने तुला दशन दिलेच 
नाहीं. . २ तेव्हां परमेश्वर त्याला म्हणाला, तुझ्या हातीं 
तें काय आहे तो म्हणाला, काठी आहे. ३ त्यानें 


म्हटलें, ती. जमिनीवर टाक. ती. त्यानें टाकितांच तिचा: 


साप झाला; त्यास पाहून मोझे पळाला. ४..परमेश्वरानें 
मोझास सांगितलें, आपला हात पुढें कलन त्याचें शेपूट 
घर; (त्यानें हात पुढें करून तें धरिले, तों:त्या 
सापाची त्याच्या हातांत काठी झाली;) ५. म्हणजे 
त्यांच्या पूर्वजांचा. देव, अब्राहामाचा देव, - इसहाकाचा 
देव व याकोबाचा : देव परमेश्वर याचें तुला दशन झालें. 
हें. यावरून त्यांस पटेल. ६ परमेश्वराने. त्यास आणखी 
सांगितले, आतां आपला हात आपल्या. उरावर ठेव. 
त्यानें हात उरावर ठेवून काढिला तों तो 'कोडानें 
बर्फासारखा. पांढरा झाला. .७ मग्न. त्यानें त्यास 
सांगितळें, पुनः आपला हात उरावर. ठेवे. '( तेव्हां 
त्यानें पुनः उरावर हात ठेविला; आणि  उरावरून 
काढिला तों त्याच्या शरीराच्या इतर भागांप्रमाणे तो. 
पूर्ववत झाला. ) ८ ते तुझा विश्वास न घरून पहिल्या 
चिन्हाची सूचना मानणार नाहींत तर ते. या दुसऱया 
चिन्हाची सूचना खरी मानितील; ५ पण जर ते या 
दोन्ही. चिन्हांस मानणार नाहींत व तुझे ऐकणार 
नाहींत, तर तूं नदीचे पाणी. घेऊन कोरल्या जमिनीवर 
ओत, म्हणजे तूं नदीतून घेतलेल्या पाण्याचें कोरच्या 
भूमीवर रक्त होईल. 

१० तेव्हां मोशे परमेश्वरास म्हणाला, द्दे प्रभू, 
वक्ता नव्हे; पूर्वीहि नव्हतो, व तूं आपल्या. दासापाशीं 
बोललास. तेव्हांपासूनहि नाहीं; मी तर मुखाचा जड व 
जिव्हेचाहि जड आहें. ११ तेव्हां परमेश्वर त्यास म्हणाला, 
मनुष्य़ाचें तोंड कोणीं केलें आहे £ मनुष्यास मुका, बहिरा, 
डोळस $िंवा आंधळा कोण करितो १ मी परमेश्वरच कीं 
नाहीं १ १२ तर आतां जा, मी तुझ्या मुखास साहाय्य 
होईन आणि तूं काय बोलावें तें तुला शिकवीन. १३ तेव्हां 


इग्रो. मोशाला म्हणाला, सुखाने जा. 


तो म्हणाला, हे प्रभू , तुझ्य़ा मर्जीस येईल त्याच्या हस्ते 


त्यांस संदेश पाठीव. १४ मगा मोझावर परमेश्वराचा 
राग भडकला, व तो त्यास म्हणाला, लेवी. अहरोन हा 
तुझा भाऊ नव्हे काय ६ त्याला चांगलें बोलतां येतं हे 
मला... ठाकक. आहे. तो पाहा, तुला भेटावयास येत 
आहे; तुत्मर पाहून तो. आपल्या मनांत संतोष पावेल. 
१५ तूं त्याजशीं बोळून त्याच्या मुखांत शब्द घाल; मी 
त्याच्या व तुझ्या मुखांस साहाय्य होईन, आणि तुम्हीं 
काय करावें हें तुम्हांस शिकवीन. १६ तो तुझ्या तर्फे 
लोकांशीं बोलेल; तो तुझें मुस होईल आणि तूं त्याला 
देवाच्या ठिकाणीं होशील. १७ तूं आपल्या हातीं ही 
काठी घे; हिनें तूं चिन्हें दाखविशील. 

१८ मग मोशे तेथून निघून आपला सासरा इथ्रो 
याजकडे गेला व॒ त्याला म्हणाला, मला सिसरांतल्या 
माझ्या भाऊबंदांकडे परत जाऊं द्यावे; ते अजून 
जिवंत 'आहेत. किंवा नाहींत तें. मला पाहूं द्यावें. तेव्हां 
१९ . मिद्यान 
प्रांतांत परमेश्वर मोझाला म्हणाला, चल, मिसर देशांत 
परत जा; तुझा जीव घेऊं पाहणारे सगळे मृत्यु पावे 
आहेत. २० मग मोझे आपली बायको व पुत्र यांस 
गाढवावर बसवून , मिसर देहास माघारी जावयास 
निघाला. तो देवाची काठी आपल्या हातीं घेऊन 
चालला; २१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, तूं मिसरास 
वरत . गेलास म्हणजे ज्या अद्भुत कृति तुझ्या हाती 
ठेविल्या आहेत त्या सर्व फारोपुढें करून दाखीव बरें; तरी 
मी त्याचें मन कठीण करीन आणि तो माझ्या लोकांस 
जाऊं देणार नाहीं. २२ तू जाऊन फारोस सांग, 
परमेश्वर म्हणतो, इस्राएल हा माझा पुत्र, माझा ज्येष्ठ 
पुत्र आहे; २३ मीं तुला सांगितलें कीं माझ्या पुत्रास 
माझी उपासना करण्यास जाऊं दे; पण तूं त्यास जाऊं 
देण्याचें नाकारिलं; तर पाहा, मी तुझा पुत्र, तुझा ज्येष्ट 
पुत्र जिवे मारीन. २४ मग प्रवास करीत असतां 
उतारशाळेंत असें झाळें कॉ परमेश्वराने त्याला गांठून 
जिवें मारावयास पाहिलें. २५ तों सिप्पोरा हिनें एक 
घारेची ग्रारगोटी घेऊन आपल्या पुत्राची अम्रत्वचा 


६२ 


निर्गम 


अ० ४:२५-५५१८ 





कापिली आणि' ती. मोशाच्या पायांपाशीं ठेवून ती 
म्हणाली, तूं रक्ताने . मिळविलेला माझा नवरा आहेस. 
२६ तेव्हां परमेश्वराने मोझाला पीडण्यांचें सोडिलें. 
रक्ताने मिळविलेला नवरा असें तिनें सुंतेला 

२७ - मग परमेश्वर अहरोनास म्हणाला, मोशालां 
भेटावयास तूं रानांत जा. तो गेला आणि. देवाच्या 
डोंगरावर . त्याला भेटून त्य़ाने त्यांचें चुंबन घेतलें. 
२८' मग परमेश्वराने त्याला ज्या आज्ञा देऊन पाठविलें 
ब जीं चिन्हें दाखविण्याची आज्ञा केली तीं सवे भोशाने 
अहरोनास . सांगितली. . २५ नंतर मोझे व अहरोन 
यांनीं जाऊन इस्रांलवंशाचे सर्वे वडील जन जमविले 
३० आणि परमेश्वराने मोशास जें कांहीं सांगितलें 
होतें तें. सवे अहरोनाने लोकांस कळविलें. आणि 


त्यांस चिन्हे करून दाखविली. ३१ तेव्हां 
लोकांना विश्वास आला; परमेश्वराने इस्राएल 
घराण्याची भेट घेऊन त्यांच्या . . विपत्तीकडे लक्ष 


पुरविळे॑ हें त्यांनी ऐकले तेव्हां त्यांनी नमन 
करून त्याची: आराधना केली. 

१ नंतर भोशे व अहरोन फारोकडे जाऊन 
व्र म्हणाले, इस्लाएलाचा देव परमेश्वर सांगत आहे कीं 
- माझ्या. लोकांनीं माझ्याप्रीत्यथ॑ रानांत उेत्सव 
करावा म्हणून त्यांस जाऊं दे. २ तेव्हां फारो 
म्हणाला, हा कोण परमेश्वर कीं ज्याचें ऐकून 
मीं इस्राएलास जाऊं द्यावें मी त्या परमेश्वराला 
जाणत नाहीं, आणि इस्राएलास कांहीं जाऊं देणार 
नाहीं. ३ ते म्हणाले, इज्यांच्या देवाने आम्हांस भेट 
दिली; तर आतां आम्हांस तीन दिवसांच्या वाटेवर 
रानांत जाऊं द्यावें आणि आमचा देव परमेश्वर यास 
यक्चबलि अप. द्यावा असा आमचा अज आहे; असें 
न . केल्यास. तो कदाचित पटकीने अथवा ' तर- 
वारीनें आमचा समाचार घेईल. ४ समिसराचा राजा 
त्यास म्हणाला; हे मोझे, हे अहरोना, तुम्दी लोकांस 


:। कमी. होणार नाहीं. 





१ मूळ शब्दाचा अर्थ हज किंवा यात्रा. 


काम: सोडून जावयास कां लावितां £ तुम्ही आपल्या 
बिगारंकामावर चालते व्हा. ५ फारो आणखी म्हणाला, 
. पाहा, हे बिगारी लोक देशांत बहुत आहेत, आणि 
तुम्ही त्यांना काम सोडून - जावयास लावणार. ६ त्याच 


*। दिवशीं. फारोने त्या लोकांचे मुकादम व त्यांचे नायक 


यांस" आज्ञा केली कीं, ७ विटा करण्यासाठीं. तुम्ही या. 
लोकांस आजवर गवत देत आलां. तसें आतां देऊं नका;. 
त्यांनीं स्वतः :जाऊन गवत निळवावें. ८तरी .जेवढ्या विटा 
। त्यांस कराव्या लागतात तेवढ्या त्यांजकहून .क्ररवा, कांहीं: 
कमी करूं नका; ते आळशी बनले आहेत, म्हणून ते. 
ओरड करीत आहेत कीं आम्हांस जाऊं द्या, आमच्या. 
देवास यक्षबलि अर्पू द्या. ९ या. लोकांवर अधिक काम 
लादा, म्हणजे त्यांजवर कामाचा बोजा पडून ते या. खोट्या 
बोलण्यावर विश्वास ठेवणार नाहींत. - : 
१० मग लोकांचे. मुकादम वनायक . बाहेर 
जाऊन त्यांस . म्हणाले, म्हणतो, मी तुम्हांस 
गवत पुरविणार नाहीं. ११ तुम्हीच जा आणि 
मिळेल तेथून गवत आणा; तुमर्चे काम कांहीं. 
१२ तेव्हां ते लोक गवताच्या 
ऐवजीं. धान्याचे सड :जमा करण्यास सवे मिसर 
देशभर पांगले. . १२ त्यांच्यामागे मुकादमांचा असा 
तगादा असे कीं. तुम्हांस गवत पुरबिण्यांत येत होतें 
तेव्हांच्या इतके तुमचें रोजचे काम पुरें करा. 
१४ इस्राएल लोकांवर त्यांच्यापैकी जे नायक नेमले 
होते त्यांस फारोच्या सुकादमांनीं मार देऊन विचारिलें 
कीं तुम्ही नेहमीं विटा करितां तेवढी संख्या अलीकडे 
कां पुरी करीत. नाहीं? १५ तेव्हां इल्लाएल लोकांचे 
नायक फारोकडे जाऊन ओरड करून म्हणाळे, आपण 
आपल्या दासांशीं. असें कां. वर्ततां? १६ आपल्या 
दासांस गवत देत नाहींत तरी ते आम्हांस म्हणतात, बिटा 
करा; पाहा, आपल्या दासांस मार मिळत आहे; पण दोष. 
सारा आपल्या लोकांचा आहे. १७ तो म्हणाला, 
तुम्ही आळक्ीी आहां आळलझ्ली; म्हणूनच तुम्ही 
म्हणतां, आम्हांला जाऊं द्यावे, आमच्या परमेश्वरा- 
| प्रीत्यर्थ आम्हांला यज्ञ करूं द्यावा. १८ निघा येथून, 


६३ 


अ० '५११८-६१!२० 


निर्गम 





आणि . आपलें. काम करा; तुम्हांला गवत कांहीं 
मिळावयाचें नाही, आणि विटा तर नेहमीच्या 
इतक्याच करून . दिल्या पाहिजेत; १९ विटा. व 
रोजचे काम यांत तुम्हीं कांहीं कमी करिता कामा 
नये; हॅ. असें. इस्राएलांच्या नायकांस . बजाविण्यांत 
आलें तेव्हां आपण फार पेचांत आहों असें. त्यांच्या 
लक्षांत आलें; २० फारोकडून निघाल्यावर त्यांस 
वाटेंत मोझे. व अहरोन भेटले; २१ तेव्हां. ते. त्यांस 
म्हणाले, परमेश्वर तुम्हांला पाहून घेवो, फारोच्या व 
त्याच्या 'चाकरांच्या दष्टीनें तुम्ही आम्हास किळसवाणे 
केलें. आहे; आम्हांस मारून टाकण्यासाठी तुम्हीं 
त्यांच्या हातांतं  ज्षी काय तरवारच दिली आहे. 
२२:'मंग मोझे परमेश्वराकडे : परत जाऊनं म्हणाला, 
प्रभू, तं. या लोकांस कां पीडिलें आहे? मठा तूं 
स्यांजकडे पाठविलें ते काय म्हणून २३ मी तुझ्या 
नामाने. बोलण्यासाठी फारोकडे आलों तेव्हांपासून 
तो या लोकांस पीडीत आहे; तू आपल्या 
लोकांची सोडवणूक तर मुळींच केली नाहीं. 
। १ भग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, मी आतां 
हु करोल काय करितो तें. तूं पाहशील; मीं त्याला 

'भुजप्रताप दाखविला म्हणेजे तो या लोकांस जाऊं 
देहेल, माझा भुंजप्रताप त्याला दाखविला म्हणजे तो 
यांस आपल्या-देशांतून बाहेर घालवून देईल 

२ देव मोझाला म्हणाला, मी परमेश्वर आहे. ३ मी 
अब्राहाम, इसहाक व॒ याकोब यांस सर्वसमर्थ देव 
म्हणून प्रगट झालों तथापि परमेश्वर यो. माझ्या नामाने 
मी त्यांस ज्ञात नव्हतो. ४ ज्या कनान देशात ते 
उपरी होते तो परदेश त्यांस ब्तन देण्याविषयींचा 
करार मीं त्यांजशी केला आहे; ५ शिवाय ज्या इत्वाएल 
लोकांस मिसऱ्यांनी दास करून ठेविलें - आहे, त्यांचा 
आक्रोश ऐकून मी आपल्या कराराचे स्मरण केलें 
आहे. ६ म्हणून इल्नाएल लोकांस सांग, मी परमेश्वर 
आहें; मी तुम्हांस भिसऱ्यांच्या बिगारींतून काढीन, 





१ मुळांत  एलू-शाहाय. २ मुळांत : याव्हे. 


दड 


त्यांच्या दास्यांतून तुम्हांस मुक्त करीन आणि बाहु लांव 
करून व भारी शासन देऊन तुमचा उडधार करीन; 
७ मी तुम्हांस आपली प्रजा करून घेईन आणि मी 
तुमच! देव होईन; म्हणजे तुम्हांस मिसऱर्‍यांच्या ब्रिगारींतून 


' काढणारा मी तुमचा देव परमेश्वर आहें हें. तुम्हांस 


कळेल. ८ आणि जो देश अब्राहाम, इसहाक व 
याकोब यांस देण्याची शपथ बाहु उभे करून मीं वाहिली 
होती त्यांत मी तुम्हांस नेईन आणि तो तुम्हांस वतन 
करून देईन; मी परमेश्वर आहें. ९ मोशानें हें सारें 
इस्चाएल लोकांस सांगितटें; पण. ते आपल्या मनाच्या 
संतापामुळें आणि बिकट दास्यामुळें मोशा्चें ऐकेनात. . 

१० मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, 4१ तूं जाऊन 
मिसराचा राजा फारो ग्राला सांग कीं इस्राएह लोकांस 
तुझ्या देशांतत निघून जाऊं दे. १२ तेव्हां मोझे 
परमेश्वरासमोर म्हणाला, पाहा, इत्लाएल लोकांनीं माथे 
ऐकले नाहीं, तर फारो माझें. कसें. ऐकेल? माझे मुख 
तर बेसुनत ( संस्कारविरहित ) आहे. १३ यां प्रकारें 
परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांस मिसर देशांतून 
इस्राएहछ लोकांस बाहेर नेण्याविषयीं आज्ञा देऊन 
इस्राएल लोकांकडे आणि मिसरी राजा फारो 
याजकडे पाठविलें. 

१४ मोझे व अहरोन यांच्या पूर्वेजांपैकीं प्रमुख 
पुरुष हे : इद्लाएलाचा ज्येष्ठ पुत्र रऊबेन याचे पुत्र 
हानोख, पल्लू, हेस्योन व कर्मी; हीं रऊबेनाचीं कुळें. 
१५ दिमोनांचे पुत्र: यसुवेल, यामीन, ओहद, 
याखीन, जोहर व कनानी त्रीपासून झालेला शौल; हीं 
शिमोनाची कुळें. १६ लेवीच्या वंशावळीप्रमाणें त्याच्या 
पुत्रांची नांवे. हीं: गेर्षोंन, कहोथ व मरारी; लेवीच्या 
आयुष्याची वर्षसंख्या एकर्शेसदतीस होती. १५७ गे्षॉ- 
नाच्या . कुळाप्रमाणें त्याचे पुत्र: लिक्षी व शिमी. 
१८ कहाथाचे पुत्र: अन्लाम, इसहार, हेतोनद व 
उज्जियेळ; कहाथाच्या आयुष्याची वर्षसंख्या एकशें- 
तेहतीस होती. १९ मरारीचे पुत्र: महली व मूशी. 
लेवीच्या वेशयावळीप्रमाणे हीं त्यांची कुळें. २० अब्रा- 
मार्ने आपली आत योखबेद ही. बायको केली. 


अ दभ९न्न्अक्ट 





तिच्यापांखूंन त्याला अहरोन व मोझे झाले; अश्रामाच्या 
आयुष्याची वर्षेसंख्या एकर्शेसदतीस होती. २१ इस- 
हाराचे पुत्नः कोरह, नेफेग व जिलखी. २२ उज्यिलाचे 
धुत्र : मिझााएल, एलसाफान व सिंध्री. २२ अहरोनाने 
अम्मोनादाबाची कन्या नहशोनाची वहीण अलीद्येबा 
बॉयको केली; तिच्यापासून त्याला नादाब, अवीहू, 
एलाजार व श्थामार हे. झाले. २४ कोरहाचे पुत्र 


अस्सीर, एलकाना व :अबीय़ासाफ: .हीं कोरहाचीं कुळें 


२५. अह्रोनाचा.- पुत्र एलाजार याने पुटियेलाच्या कन्यां- 
वक्ती एक बायको केली; तिच्यापासून त्याला फिनहास 
झाला. त्यांच्या त्यांच्या घराण्यांप्रमार्णे लेवीच्या पितृकुटां- 
तील प्रमुख पुरुष हेच. २६ इखाएल लोकांचीं दळें 
करून मिसर देशांतून बाहेर घेऊन जा अशी परमेश्वराने 
ज्यांस आज्ञा केली तेचे हे अहरोन व मोशे. 
२७ इस्राएल लोकांस मिसरांतून आम्ही धेऊन जाणार 
असें मिसरी राजा फारो याजपाशी जे वोलले तच हे 
मोझे व अहरोन. 

२८ मग मिसर देशीं 
भाप्रण केलें, त्या दिवशीं २९ परमेश्वर मोशाला 
म्हणाला, मी परमेश्वर आहे, मी तुला सांगतों 
तें सवे मिसरी राजा फारो याला सांग. ३० तेव्हां 
मोझे परमेश्वरास म्हणाला, पाहा, मी ब्रेसुनत 
( संस्कारविरहित ) मुखाचा आहे, तर फारो भाझें कसें 

ऐकणार ६१ त्या समयीं परमेश्वराने मोशाला म्हटले, 
९9 पाहा, तुला मी. फारोचा देवच कारितों; आणि 


परमेश्वराने मोशावरोबर 


तुझा भाऊ अहरोन हा तुझा संदेष्टा होईल. २ जी 
कांही आज्ञा मी तुला करीन ती अहरोनास कळीव व 


त्यानं फारोस सांगावें कीं त इस्राएल लोकांस तुझ्या 
देशांतत निघून जाऊं दे. ३ मी फारोचे मन 
कठोर करीन आणि मिसर देशांत माझीं चिन्हें व 
अश्टुतें विपुल दाखवीन. ४ तरी फारो तुमचें कांहीं 
ऐकणार माही, मग मी मिसरावर आपला हात 
चाळवीन आणि त्यास मोठीं झासनं करून आपली 
सेना इस्राएल लोक यांस मिसर देह्यांतून घेऊन जाईन. 





इृल्लाएल लोकांस घेऊन जाईन तेव्हां मिसऱ्यांस . कॅबिछ 
कीं मी परमेश्वर आहे. ६ मोडे व अढहरोन मागी 
तसें केळें; परमेभराते त्यांस आज्ञा केली त्याजमांचें 
त्यांनी केळ. ७ मोझे. ब अहरोन यांनीं फारोक्षी- है 
ओलर्णे केले तेव्हां मोझे ऐशी वषाचा व अहरोध 
त्र्याऐशी वषाचा होता 

८ नंतर परमेश्वर मोझे व अहरोन यांस: म्हणालं. 
९. तुम्ही स्वतः कांही अद्भुत कृति दाखवा. असें 
फारो तुम्हांस म्हणेल तेब्हां तू अहरोनास सांग, आपली 
काठी - घेऊन फारोपुढें टाक म्हणजे तिचा सर्प होईल. 
१०. मग : मोशे व अहरोन यांनीं फारोजवळ- जाक्तेन 
परमेश्वराच्या . आज्ञेप्रमाणे केलें; अहरोनाने आपली 
काठी फारो व॑ त्याचे सेवक यांच्यापुढे टाकिली तेव्हां 
तिचा सर्प झाला. ११ हे. पाहून फारोने जाणते वं 
मांत्रिक क्मॉस बोलाविले; त्या मिसरी जादुगिरांनींसुद्धा 
आपल्या मंत्रतंत्रांच्यायोगे तसाच प्रकार केला. 
१२ त्यांनींहि आपआपल्या काठ्या. खालीं टाकितांच 
त्यांचे सपे झाले; पण . अहरोनाच्या काठीने त्यांच्या 
काठ्या. गिळून टाकिल्या. १३ तथापि फारोचे मन 
कठीण झालें, आणि परमेश्वराने म्हटलें होतें त्याप्रमाणें 
तो मोझे. व अहरोन यांचें म्हणर्णे ऐकेना. 

१४ तेव्हां परमेश्ररानं मोशास म्हटले फारोचे मन 
कठीण आहे, तो यां लोकांस जाऊं देत. नाही. 
१५ सकाळीं फारोकडे जा; पाहा, तो नदीकडे 
जाईल तेव्हां ज्या काठीचा सर्प बनला होता ती हातीं 
घेऊन नील नदीच्या तीरी त्याच्या भेटीस उभा राहा. 
१६ त्यास असें सांग कीं हन्य़ांचा देव परमेश्वर यार्ने 
माझ्या हातीं तुला हा निरोप सांगितला आहे कीं 
माझ्या लोकांस जाऊं दे म्हणजे ते. रानांत माझी 
१७ परमेश्वर म्हणतों की, मी परमेश्रर आहें हें तुला 
यावरून कळेल; पाहा, मी. आपल्या हातांतली काठी 
नदीच्या पाण्यावर मारीन तेव्हां त्या पाण्याचे रक्त 
होईल. १८ नदींतील मासे मरतील आणि तिला 


७ आणि मिसरावर मी हात उगारून त्यांच्यांतून | घाण सुटेल: आणि तिचें पाणी पिण्याची मिसरी 


शु 


६५ 


अ० ७१-८--८१७ 


ळोकांस.:. किळस .. वाटेल. . १९ मंग. परमेश्वराने 
मताला: म्हर्ले, तूं अहरोनास सांग कीं आपळी काठी 
-बेऊन... मिसर. देशांत जितकें पाणी. म्हणून - आहे. 
ज्हणजे त्यांतल्या. नद्या, नाले, तलाव च डीद या 
सर्वावर आपला हात उगार महणजे. त्या सर्वाचे रक्त 
अनेल; आणि मिसरांतीळ काष्ठपाषाणांच्या -स्बे पाश्रांतून 
रकव.रक्त होईल १ 

“ २० तेव्हां मोशे. व अहरोन यांनीं: परमेश्वराच्या 
आज्ञेप्रमाणे केलें; त्यानें काठी उचळून फारोच्या 
त्याच्या सेवकांच्या समक्ष पाण्यावर मारिली. तेव्हां नदीतील 
सवे पाण्याचें रक्त बनलें. २१ नदीतील मासे. मेले, तीतून 
घाण सुटली आणि मिसरी लोकांस नदींतील .फणी पिव: 
'बेना; साऱ्या मिसर देशांत रक्तच रक्त झालें. २२ हुन्हां 
सिंसरी जादुसिरांनीं आपल्या मंत्रतंत्रानें - तसाच प्रकार 
केला, . तेव्हां फारोचे. मन कठीण झालें. आणि त्याने 
मोशे व अहरोन. यांचें ऐकलळें नाही;. परमेशरारने 
मोझाला असें सांगितलेंच होते. २३ “फारो तेथून मागें 





फिरून आपल्या घरीं चालता. झाला;. हॅ: सद्धा त्याने 


लक्षांत- घेतलं. नाही. २४ सवे मिसरी लोकांनीं 
पिण्याच्या पाण्यासाठी नदोच्या. आसपास झिरे खणिले; 
कारण नदीचे पाणी. त्यांस पिववेना.. २५ परमेश्वराने 
* नदीस ताडण केल्यास सात दिबस लोटले. .. 

:- _ १ नंतर परमेश्रर .मोशास म्हणाला, . फारोकडे 
€& जाऊन त्यास सांग, . परमेश्वर. असें म्हणतो कीं 

माझ्या लोकांनीं माझी. उपासना करावी म्हणून 
त्यांस जाऊं दे. २ तूं त्यांस जाळं देणार नाहींस. तर 
पाहा, मी बेडकांनीं तुझ्या अवघ्या देझाला. पीडीन; 
३ नील नदींत बेडकांचा सुळसुळाट - होईल आणि 
तुत्या मंदिरांत, तुझ्य़ा झय्यागृहांत, तुझ्या अंथरुणा- 
वर; तुझ्या . चाकरनोकरांच्या घरांत, तुझ्या प्रजाजनां- 
वर, तुझ्या भद्र्यांत आणि काथवटींत बेहूकच बेडूक 
होतील; ४ तुझ्या व तुझ्या लोकांच्या, आणि तुझ्या 


सवे सेवकांच्या अंगावर बेहूक - चढतीळ. . ५ परमेश्वर । 


गोशाला. म्हणाला, अहरोनाला सांग. कीं आपली काठी 
हाती घेऊन नद्या, नाले व तलाव. यांवर आपला 


: काठी. उगारून . जमिनीच्या -घुळीवर 
६६ न 


निगम 





हात उगार आणि बेहूक मिसर देशावर चहून येतील 
असे कर. ६ . अहरोनाने. . मिसरांतील जलाडयोंवर 
आपला हात. उगारिला. तेव्हां बेडूक बाहेर निघाले, 
आणि . त्यांनीं. मिसर देश व्यापून . टाकिला. 
»_ जादुगिरांनींहि आपल्या . मंत्रतंत्रानें तसेंच केळे 
त्यांनीं मिसर देशावर बेहक आणिले, 

८ मग फारोने मोशे व अहरोन यांस बोलावून आणून 
म्हटले, परमेश्वरापा्शी विनंति. करा कीं माझ्यापासून व 
माझ्या प्रजेपासून त्यानें हे बेहूक दूर करावे, म्हणजे पर- 
सेश्वराप्रीत्यर्थ यक्ष करावयासाठीं मी तुमच्या लोकांस जाऊं 
देईन. ९ मोझे फारोस म्हणाला, तुझ्यापासून व तुझ्या 
घरांतून बेडूक नाहींतसे करून नदींत मात्र राहूं द्यावे 
म्हणून मीं तुजसाठीं, तुझ्या सेवकांसाठी आणि तुझ्या 
प्रजेसाठीं कोणत्या समयीं आराधना करावी हें सांग- 
ण्याचा मान ' माझ्याऐवजी तुला असो. १० तो 
म्हणात्म, उद्या; तेव्हां त्यानें म्हटलें, तुझ्या आज्ञेप्रमार्णे 
होईल; म्हणजे तुला कळेळ कीं आमचा देव परमेश्वर 
यासारखा अन्य कोणी नाहीं. ११ बेहूक तुजपासून, 
तुझ्या धरांतून, तुझ्य़ा सेवकांपासून, तुझ्या प्रजेपासून 
दूर होतील; ते फक्त नदींत राहतील. १२ मोझे 
आणि अहरोन. हे कारोपासून निघाले; आणि परमेश्वराने 
फारोवर बेडूक आणिले होते त्यांसंबंधारने मोझयारने 
परमेश्रराची आराधना केली. १३ परमेश्ररानें मोशाच्या 
विनंतीप्रमाणे केळे; घरीदारी, अंगणांत, व. शेतांत 
बेड्क. होते ते सर्वे मरून गेले. १४ लोकांनी 
ते ग्रोळा करून त्यांचे. ढीग केले, तेव्हां सवे 
जमिनीवर घाण सुटली. १५ हा असा दम घेण्यास 
अवकाद मिळाला हे. पाहून फारोने आपर्ले मन 
कठीण केलें आणि त्यांचें ऐकळें नाहीं; परमेश्वराने 
असें सांगितलंच होतें. 

१६ मग परमेश्ररानें मोशाला म्हटलें, अहरोनाला 
सांग कीं आपली काठी उगारून जमिनीच्या धुळीवर 
मार म्हणजे मिसर देशभर त्या घुळीच्या उवा बनतील. 
१७ त्यांनीं तसें केळे; अहरोनाने आपल्या हातांतली 
॥ारिली तेव्हां 


. निर्गम 


अ० ८१०७--९:७ 





मनुष्य व॑ पशु . यांना उवा झाल्या; जमिनीवरल्या 
छुळीच्या सवे मिसर देशभर उवाच उवा बनल्या. 
१८. उवा उत्पन्न करण्यासाठीं जादुगिरांनीं आपले ! 
मंत्र बोळून तसाच प्रकार केला, पण त्यांना तें 
साधेना; मनुष्य व पक्ठु उवांनीं भरून गेले. १९ तेव्हां 
आदुगीर फारोस म्हणाले,. यांत. देवाचा हात आहे; 
तरी . फारोचे मन कठीण होऊन त्याने. त्यांचें ऐकलं 
नाही; परमेश्वराने असें सांगितलेंच होतें 

“२० नंतर परमेश्वराने. मोशाला सांगितलें कीं 
पहाटेस ऊठ आणि जाऊन फारोपुढें उभा राहा;. तो 
त्या वेळीं नदीवर येईल; तूं त्याला सांग, परमेश्वर 
म्हणतो, माझ्या ल्क्रांनी माझी उपासना करावी म्हणून 
तू. त्यांस जाऊं दे. २१ त्यांस जाऊं देणार नाहींस 
तर पाहा, तुजवर, तुझ्या. सेवकांवर, तुझ्या प्रजेवर, 
आणि तुझ्या घरांत मी गोमाऱ्यांचे थवे पाठवीन; मिसरी 
लोकांचीं धरें व ते राहतात तो सर्वे प्रदेश गोमाऱ्यांच्या | 
थव्यांनीं व्यापून टाकीन. २२ तथापि गोशेन प्रांतांत । 


माझे लोक राहत आहेत, तो मी त्या दिवशीं अलग ९ 


करीन; गोमाझ्यांचे थवे तेथें जाणार नाहींत; य्रावरून 
पृथ्वीवर . मीच परमेश्वर आहें. हॅ तुला कळेल. 
२३ माझ्या प्रजेमध्यें व तुझ्या प्रजेमध्ये मी भेद 
राखीन; उद्यां हा चमत्कार होईल.. २४ त्याप्रमाणें 
परमेश्वराने केलें;  फारोच्या मंदिरांत, त्याच्या 
सेवकांच्या घरांत व अवघ्या मिसर देश्यांत गोमाऱ्यांचे 
थव्यांचे थवे आले; -गोमास्यांच्या ह्या. थव्यांनीं मिसर 
देशाची खराबी झाली. 

२५ भग फारोने मोझे व॑ अहरोन यांस 
बोलावून आणून म्हटलें, तुम्ही जा, याच देशांत 
आपल्या देवाला यज्ञ करा. २६ मोशे म्हणाला, 


आमचा देव आम्हांस : सांगेल त्याप्रमाणे त्याहा यह 
करू. २८ फारो बोलला, तुम्ही रानांत जाऊन. परमै- 
श्वर तुमचा देव यास यज्ञ करावा यासाठी मी. तुम्हांसी 
जाऊं देतों; मात्र फार दूर जाऊं नका; माझ्यासाठी 
बिनंति करा. २९ मोझे म्हणाला, पाहा, . मी... तुअ- 
पासून जातो. आणि  परमेश्रराला विनंति करितो. की 
फारो व त्याचे सेवक आणि त्याची प्रजा यांजवरील 


'गोमाऱ्यांचे थवे उद्यां निघून जावोत; मात्र. परमेश्वरा 


प्रीत्यथे यज्ञ करण्यासाठीं लोकांस जाऊं न देण्यासंबंधाने 
फारोनें पुनरपि वंचना करूं नये. ३० मग मोशानें 
फारोसमोरून निघून जाऊन परमेश्वराची विनवणी केली. 
३१ परमेश्वराने मोशाच्या विनंतीप्रमाणें केलें; फारो, 
त्याचे सेवक आणि त्याची प्रजा यांजवर आलिल्या 
गोमाऱ्यांचे थवे त्यानें दूर केले; एकहि गोमाजी राहिली 
नाहीं. ३२ तथापि फारोनें या खेपेसहि आपळें मन 
कठीण केळे आणि लोकांस जाऊं दिलें नाहीं. 

१ भग. परमेश्वर मोशाला म्हणाला, फारोला 
जाऊन सांग, इत्र्यांचा देव परमेश्वर असें सांगतो 
कीं माझ्या लोकांनीं माझी उपासना करावी म्हणून 
त्यांस जाऊं दे. २ तूं त्यांस जाऊं देणार नाहींस 
आणि त्यांस अजूनहि अडवून ठेविझीलठ, ३ तर 
पाहा; घोडे, गाढवें, उंट, गुरेढोरे, शेरडेंमेंढरें. हे 
जे तुझे पछु रानांत आहेत त्यांवर परमेश्वराचा हात 
पडेल; भयंकर मरी उद्भवेल. ४ इल्लाएल लोकांचीं 
गुरेढोरे आणि मिसरी लोकांची गुरेढोरे यांच्यामध्यें 
परमेश्वर भेद राखील; इस्राएल लोकांचा एकहि पश्चु 
मरावयाचा नाहीं. ५ मग परमेश्वराने वेळ ठरविला 
आणि म्हटलें कीं उद्यां मी परमेश्वर या देशांत ही 
गोष्ट करणार. ६ दुसरे दिवशीं परमेश्वराने ही गोष्ट 


भसे करणें उच्चिश नाहीं, कारण आम्ही जो यज्ञ | केली आणि मिसर देशांतील सर्व गुरें मेली; तथापि 
आमचा देव परमेश्रर यास करणार आहों त्याची । इत्लाएल लोकांच्या गररांपैकी एकहि दंगावळे नाही. 
भिसरी लोकांस किळस येईल; मिसरी लोकांच्या । ७ फारोने माणसें. पाठवून पाहिळें तों इस्लाएल 
दृष्टीनें किळसवाणा असा यज्ञ आम्ही केल्यास ते लोकांच्या गुरांपैकी एकहि मेळे नव्हते. तथापि 
आम्हांस दगडमार कराद्याचे नाहींत काय ? २७ आम्ही | फारोचे मन कठीणच राहिलें, त्याने लोकांस 
रानांत तीन दिवसांच्या वाटेवर जाऊं आणि परमेश्वर ! जाऊं दिठें नाही. 


६9 


नंतर. परमेश्वराने. मोहे ब॑ अहरोन - यांस 
सांनितटें. कौ. आब्यांतील पसाभर राख घेऊन मोझानें 
फारोच्या : समक्ष आकाशाकडे उघळावी; ९ म्हणजे त्या 
चुळीचे बारीक कण मिसर देशभर पसरतील आणि 


सगळ्या देशांतील मनुष्य. व पश्च यांस त्यामुळें गळवे. 


ये फोड येतील. १० ते आव्यांतील राख घेऊन 
कारोपुढें उभे राहिले; ' मोशानें ती. आकाशाकडे 
उधळली . तेव्हां तिच्या योगें मनुष्य व पश्च यांस. 
गळवे वः फोड आले. ११ गळवांसुळें जादुगिरांच्यानें 
भोशापुढें, उर्भे राहवेना, कारण जांदुगीर व सव मिसरी 
रोक यांस गळवे. आली होती. १२ तथापि 
परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केलें आणि त्यानें 
त्यांचें ऐकले नाही; परमेश्वराने मोशाला असें 
सांगितलेंच होतें. 

१३ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, पहाटेस उठून 
फारोपुढें उभा राहा आणि त्याला सांग, इग्यांचा देव 
परमेश्वर असें म्हणतो कीं . माझ्या लोकांनीं माझी 
उपासना करावी म्हणून त्यांस जाऊं. दे. १४ नाहीं 
तर ह्या खेपेस मी सवे प्रकारच्या. पीडा . तुझ्या 
- हृदयावर, तुझ्या सेवकांवर व तुझ्या प्रजेवर पाठवितों, 
म्हणजे अस्विल परथ्वीवर मजसारखा अन्य कोणी नाहीं 
हे. तुला यावरून कळेल. १५. मी आपला हात 
उगारून . तुझ्यावर व॒ तुझ्या प्रज्ञेर मरीचा प्रहार 
केला असता. आणि पृथ्वीवरून तुझा उच्छेद झाला 
असता, १६ तथापि मीं तुला आपलें सामर्थ्य 
दाखवावे आणि माझें नाम साऱ्या पथ्वीवर विख्यात 
व्हावे यासाठींच भी तुला राखिळें आहे. १३ तूं 
अद्यापि माझ्या लोकांशीं चढेलपणाने वतून त्यांस जाऊं 
देत नाहींस काय १ १८ पाहा; उद्यां य' वेळेस मी 
-गारांची अशी भयंकर अष्टि करीन कीं मिसरी राष्ट्राची 
स्थापना झाल्यापासून आजवर तझी वृष्टि झाली नाहीं. 
*१९ तर आतां माणसें पाठवून रानांतून तुझीं गुरें व 
दुसरें जें कांहीं रानांत असेल ते. आण; जीं माणसें 
ब वद धरी अडोशास न आणिल्यामुळें रानांत 
*सांपडनीळ न्यांजवर गारांची झोड पडून तीं मरतील. 











२० फारोच्या सेवकांपैकी ज्यांस परमेश्वराच्या सांगष्याची 
भीति वाटली त्यांनी. आपले दास व गुरे पळवून 
घरी आणिली; २१ आणि ज्यांनी परमेश्वराच्या 
सांगण्याची परवा केली नाहीं त्यांनी आपले दास 
व गुरें रानांत राहूं दिली. 

२२ मग परमेश्वर मोशास म्हणाला, ते. आपला 
हात आकांशाकडे. उभार म्हणजे सवे मिसर देशावर 
गारांची वृष्टि होईल; मिसर देशांतील मनुष्यांवर, 
पदांवर व झेतांतील . हरएक वनस्पतीवर ती होईल. 
२३ मोशानें आपली काठी आकाशाकडे उभारिली तेव्हा 
परमेश्वराने मेघगजना व. गारांची व्रृष्टि केली आणि 
अभ्नीचा लोळ जमिनीपर्यंत येऊं लागला; या प्रकारें 
परमेश्वराने मिसर देशावर गारांचा वर्षांव केला. 
२४ ह्याप्रमाणें गारा पडत असतां मधूनमधून अम्नीचा 
लोळ' दिसत होता; ही गारांची वृष्टि एवढी भारी होती 
कीं . मिसरी राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून त्यांत कोठेंहि 
तक्षी कधीं झाली नव्हती. २५ सवे मिसर देहांत. 
मनुष्ये, गुरेढोरे वगैरे जें कांहीं वनांत होतें त्या 
सर्वावर, गारांचा मारा झाला; शेतांतील सवे वनस्पतीवर 
मारा झाला आणि वनांतील सवे कक्ष मोहून गेले. 
२६ मात्र गोशेन प्रांतांत इस्राए७ळ लोक राहत होते 
तेथें मुळींच गारा पडल्या नाहींत 

२७ तेव्हां फारोने मोझे व अहरोन यांस बोलावून 
आणून म्हटलें, मी. या खेपेस पाप केळें आहे, परमेश्वर 
न्यायी आहे आणि मी व माझी प्रजा अपराधी आहों. २८ 
तुम्ही परमेश्वराची विनवणी करा; ही प्रचंड गर्जना व 
गोरांची पृष्टि झाली आहे तेवढी पुरे, मी तुम्हांस जाऊं 
देतों; तुम्हांला इतःपर राहावयाला नको. २९ मोझे त्यास 
म्हणाला, मी नगराबाहेर गेलों की परमेश्वराकडे 
आपले हात पसरीन तेव्हां मेघगर्जना बंद होईल व 
गारा पडावया'च्या नाहींत; यावरून तुला कळेल की 
यृथ्वी . परमेश्वराची आहे. ३० तथापि हें मला ठाऊक 
आहे. कीं अजूनहि तं आणि तुझे सेवक परमेश्वर 
देव याला भीत नाहींत. ३१ त्या समयीं जवस व सातू 
यांचा नाश- झाला; कां कीं सातू निसवले होते आणि 


ट्ट 


निर्गम 


अ० ९४२३१--१५५११७ 





अवसाला बोर्डे. आलीं होतीं; २२ पण गहूं व काठ्या- 


त्याची उपासना करावयासाठीं या लोक्रांस. क य ल या बचा हाही ता जागात ह खहस वार्या -द्याः 


गहू यांचा नाश झाला. नाहीं; कारण ते अद्याप फारसे | मिसर देश विध्वस्त झाला आहे, हें “आपणांला अजून 


वाढले नव्हत्ते. ३३ मोटे फारोजवळून निघून नगरा- 
आहेर 'गेलळा आणि परमेश्वराकडे त्यानें आपले - हात 
भसरळे तेव्हां . मेघगर्जना व. गारा बंद झाल्या व 
थृथ्वीवर ' पर्जन्य्रृष्ि होण्याची थांबली. ३४ पाऊस, 
गारा: व गर्जना हीं बंद झालीं असें पाहून फारोने व 
त्याच्या सेवकांनी आपले मन कठीण करून .पुंनः पाप 
केलें. ३५ फारोचे मन कठीण झालें व त्यानें इख्लाएल 
लोकांस जाऊं दिलें नाहीं; परमेश्वराने मोशाच्य़ा द्वारें 
असें सांगितलेच होतें. 
१ नंतर परमेश्वर मोशाला म्हणाला, फारो- 
१ ७ समोर जा; मींच त्याचें व त्याच्या सेवकांचे मन 
कठीण केलें आहे तें अशासाठीं कीं त्यांच्या- 
मध्यें. मीं ही. आपलीं चिन्हें प्रगट करावीं; २ मीं 
मिसर देशाची कशी फजिती केली आणि. त्यांच्यामध्यें 
- क्षायकाय चिन्हें प्रगट केलीं तें तुझ्या पुत्रपौत्रांच्या 
कानीं जाऊं दे; म्हणजे मी परमेश्वर आहें हें तुम्हांस 
कळेल. ३ मोशे व अहरोन फारोसमोर जाऊन त्याला 
हणाले, इत्यांचा देव परमेश्वर असें म्हणतो, तूं 
मजसमोर कोठवर नमावयाचा नाहींस £ माझ्या 


लोकांस माझी उपासना करावयास जाळं दे. ४ तूं 
माझ्या लोकांस जाऊं देणार नाहींस . तर पाहा, मी | 


उद्या तुझ्या मुलखांत टोळ आणीन; ५ ते भूतल 
एवढें झाकून टाकितील कीं जमीन दिसेनाशी होडेल; 
गारांच्या त्रट्ीपासून निभावून जें कांहीं शेष उरलें 
असेल त्याचा ते फन्ना उडवितील; वनांत तुमचे 
जितके व्रक्ष लागरेले आहेत त्यांचाहि ते फन्ना 
उडवितील; ६ तुझी घरें, तुझ्या सवे सेवकांची घरें 
आणि सार्‍या मिसऱयांचीं घरें ते व्यापून टाकितील; 
इतके टोळ तुझ्या आपदादांनीं किंबा त्यांच्या वाड- 
वडिलांनी आजवर कधीं जन्मांत पाहिले. नव्हते. मग 
मोझे मागें फिरून फारोपासून निघून गेला. ७ फारोचे 
सेवक त्याला म्हणाळे, आम्ही असे या मनुष्याच्या 
पाशांत कोठवर राहणार १ त्यांचा देव जो परमेश्वर 


कळत नाहीं काय ? ८ मग मोशे आणि अहरोन यांस पुनः 
फारोकडे बोलावून आणिलें. आणि . तो त्यांस .. म्हणाला, 
तुम्ही जाऊन आपला देव परमेश्वर याची उपासत्ता . 
करा; पण जाणार कोणकोण? ९ मोशार्ने म्हटळें 
आमचे .आबालबृह, आमचे पुत्र व कन्या, आसचीं 
दोरडेमेंढरे व गुरेंढोरे॑ या सर्वास घेऊन आम्ही 
जाणार; कारण परमेश्वराप्रीत्य्थ आम्हांस उत्सव 
करावयाचा आहे. १० तो. त्यांस. म्हणाला, भी तुम्हांस 
तुमच्या मुलांबाळांसद्द जाऊं. दिलें तर परमेश्वराची 
शपथ; संभाळा, मनसुबा वाईट आहे; ११ असें होणें 
नाहीं; . तुमच्यांतील पुरुषांनी जाऊन परमेश्वराची 
उपासना करावी; तुम्ही तरी हेंच मागत आहां. मग 
त्यांस फारोपुढून घालवून दिले. " 

१२ परमेश्वर मोझाला म्हणाला, मिसर देशावर 
आपला हात उगार . म्हणजे त्यावर टोळ येऊंन 
गारांच्या सपाठ्यांतून जी वनस्पति वांचून राहिली 
आहे त्या सगळीचा ते. फन्ना. उडवबितील. १२३ मोहाने 
मिसर देशावर आपंली काठी... उगारिली, तेव्हां 
परमेश्वराने. दिवसभर व रात्रभर देशावर पूर्वेचा वारा 
बाहविला; आणि: सकाळ झाली तेव्हां पूर्वेच्या वाऱ्या- 
बरोबर टोळ आलि. १४ सर्व मिसर: : देशांवर 
टोळांनीं घाड घातली आणि ते त्याच्यावर सवे भागीं 
उतरले; ते असंख्य होते; यापूर्वी एवढे टोळ कधीं आले 
नव्हेते व॑यापुढेंहि कधीं येणार नाहींत. १५: त्यांनी 
सवे प्रथ्वीचा पृष्ठभाग झाकून टाकिल्यामुळें सर्वे 
भूमीवर अंधार पडला आणि त्यांनीं भूमीवरील संवे 
वनस्पति आणि गारांच्या श्ष्टीतून बचावून राहिलेली 
सवे फळें खाऊनं टाकिलीं; सव मिसर देहांत 
ब्ृक्षांपेकी. अथवा . ज्षेतांतील वनस्पतोंपैकी हिरवे म्हणून 
कांहीं राहिलें नाहीं. १६ भग फारोनें मोशे व अह- 
रोन . यांस त्वरेने बोलावून आणून म्हटलें कीं मी 
तुमचा देव परमेश्वर याचा व तुमचा गुन्हेगार आईहे- 
१७ तर आतां. एक वेळ माझ्या अपराधाची क्षमा 


१९ 


अ० १०:१५७५-१२५२ 
आणि ह्या ' एवढ्या मृत्यूपासून माझें“ निवारण 
करावें. म्हणून तुम्ही आपला देव परमेश्वर याजपाशी 
'विनंति. करा. १८ मोशन फारोजवळून निघून जाऊन 
परमेश्वरापाशी विनंति केली. १३९ तेव्हां परमेश्वराने 
पब्थिम दिशेचा प्रेचंड वारा वाहविला: त्यानें त्या 
_. टोळांस उडवून तांब्या समुद्रांत लोटिलें; मिसर 

-दैदाच्या सव हद्दीत एकहि टोळ राहिला माही. 
"२० तंथापि परमेश्रराने फारोचे मन कठौंण. केले, 
आणि त्यानें इखाएल लोकॉसं जाऊं दिलं नाहीं. 

२१ मग परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, . आंकाशा- 
कडे आपला हात उमार' म्हणजे मिसर . देशावर 
अंधकांर पडेल, . इतका ' की तो हांताला लागेल. 
२२ तेव्हां मोशयानं आपंला हात आक्राशाकडे उभारिला, 
आणि तीन दिवस सवे मिसर देशभर निबिड अंधकार 
झाला; २३ तीन दिवस कोणी कोणास दिसेना कीं 
कोणी आपलें ठिकाण सोडून हालेना; . पण इल्लाएल 
छोकांच्या सगळ्या वस्तींत उजेड .होता. .२४ मग 
फारो मोझाला बोलावून म्हणाला, तुम्ही जाऊन 
परमेश्वराची उपासना करा; तुमची झेरडेंमेंढरे व 
'गुरेंढोरे मात्र. येथेंच राहिलीं . पाहिजेत; आपल्या 
मुलांबाळांस घेऊन जा. २५ मोशे म्हणाला, आमचा 
देव. परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ यज्ञ करण्यासाठीं यज्ञप्चु 
-बहोमवलि तूं आमच्या हवाली केळे पाहिजेत; 
२६ आमचे पहहि आमच्याबरोबर गेले पाहिजेत, 
एक खुरांहे मार्गे राहतां कामा नये; कारण यांतूनच 
'आमचा देव. परमेश्वर याच्या उपासनेसाठी यक्षप्ु 
'घ्याचे लागतील: आणि परमेश्वराच्या उपासनेस काय 
जगेल तं आम्हांस तेथे जाऊन पोहचेपर्यंत 
कळाबंयाचें नाही. २७ तथापि परमेश्वराने फारोचे 
मन कठीण' केलं, आणि त्यानें त्यांस जाऊं दिलें नाही. 
२८. फारो त्यास म्हणाला, माझ्यापुढून चालता हो 
आणि संभाळ, पुन्हां मळा आपलें तोंड दाखवूं नको; तूं 
आपलें तोंड मला दाखविश्लील- त्या . दिवशीं. प्राणास 
सुकशील. :२९ सोर म्हणाला, त॑ ठीक बोललास; मी 
पुनः तुंथे तोंड 'कर्धी- पाहावयाचा नाहीं. “- : १ 














१ नंतर परमेश्वर मोशाला म्हणाला, मी 
११ फारोवर व मिसर. देशावर आणखी एक पीडा 
पाठवितो; त्यानंतर तो. तुम्हांस येथून जाऊं 
देईल; आणि तो जाऊं देईल तेव्हां तो तुम्हांस येथून 
अजीबात होकून देईल. २ तूं लोकांच्या कानांत 
सांगून ठेव कीं प्रत्येक पुर्षानें आपल्या शेजार्‍्या- 
पासून व प्रत्येक सखीने आपल्या शोेजारणीपासून 
सोन्याचांदीचे दागिने मागून घ्यावे. ३ मिसरी 
जोकांची इस्राए लोकांवर कृपादष्टि होईसं परमेश्वरानं 
केलं. तशांत मिसर देशांत फारोचे सेवक आणि सामान्य 
लोक यांच्या दृष्टीनें मोशे हा पुरुष अति थोर होता; 
* ४ मग मोशे म्हणाला, परमेश्वर अर्से म्हणतो की 
आज मध्यरात्रीच्या सुमारास मी मिसर देशामध्ये 
फिरेन; ७५ तेव्हां मिसराच्या सिंहासनावर आरूढ 
असलेल्या फारोपासून तों जात्यावर बसणाऱ्या दासी- 
पर्यंत सर्वाचे. ज्येष्ट पुत्र व गुरांचेहि प्रथम वत्स मरतोल. 
६ मिसर देशभर मोठा हाहाकार होईल; पूर्वी कधीं 
झाला नव्हता आणि पुढें कधीं व्हावयाचा नाहीं असा. 
७ तथापि इस्राएल लोकांपैकी कोणावर, फार काय 
त्यांच्या पश्मुंचरहि, कुत्रा देखील भुंकणार नाहीं; यावरून 
मिसरी लोकांत व इस्राएल लोकांत मी परमेश्वर कसा 
भेद ठेवितो हें. तुम्हांस कळेल. ८ तेव्हां हे तुझे 
सवे सेवक मजपाशी येऊन मला नमून म्हेणतील कौ 
आपल्या परिवारासह आपण निघून जावें, तेव्हां मी 
निघून जाईन. यावर मोझे रागानें संतप्त होऊन 
फारोजवळून निघून गेला. 

९ परमेश्वर मोशयाला म्हणाला होता कीं फारो तुमचे 
ऐकावयाचा नाहीं, कारण. मिसर देशांत माझी बहुत 
अद्भतें घडावी अक्षी माझी इच्छा आहे. १० 
व॒ अहरोन यांनीं फारोसमोर हीं सर्व अद्भुतें केलीं 
तरी परमेश्वराने फारोचे. मन कठीण केलें, आणि त्याने 
इस्राएल लोकांस आपल्या देशांतून जाऊं दिलें नाहीं 

१ मग परमेश्वराने मिसर देहांत मोहो ब 
१२ अहरोन यांस सांगितळें की, २ हा महिना 
तुम्दांस आरंभींचा महिना व्हावा; तुमचा हा 


१9० 


ल 


अ० शै 1-3 श्‌ ऱापि्‌ |.) 





बर्षांचा पहिला महिना . व्हावा. ३ इस्राएलाच्या सर्व 
मंडळीस सांग्र कीं. ह्या महिन्याच्या दशमीस तुम्हीं 
आपआपल्या.  वाडवडिलांच्या घराण्यांप्रमाणे एकाएका 
राण्यामागे एकेक कोकरू ध्यावे; 
कोकरू खपावयाचें नाही इतकीं थोडकी माणसें 
कोणाच्या घराण्यांत असलीं तर त्यानें व त्याच्या 
घराजवळच्या झेजाऱ्यानें आपल्या घराण्यांतील संख्येप्रमाणें 
कोकरू घ्यावें; . प्रत्येकाच्या आहाराच्या मानानें एक 
कोकरू केती माणसांस पुरेल याचा. हिशोब करावा. 
“ .कोकरूं घ्याबयाचें तें निर्दोष असून तो एक वर्षीचा नर 
असावा; ह्य नर मेंढरांतला क्रिंवा बोकडांतला, तुम्हांस 
बाटेल तो. घ्यावा; ६ . या. महिन्याच्या चतुदेज्ी- 
पर्यंत तें राखून ठेवावें; आणि . संध्याकाळी इद्लाएल 
मंडळींतील लोकांनीं तें वधावें; ७. त्याचें रक्त घेऊन 
ज्या घरांत त्या कोकराचें मांस खाणार त्याच्या दोन्ही 
दारबाह्यांहा व चौकटीच्या कपाळपट्टीला लावावें. 
८ आणि त्यांनीं त्याच रात्री त्याचें मांस विस्तवावर 
आजून तें बेखभीर भाकरीबरोबर खातें; कडू भाजी 
अरोबर तें खावे. ९ भांस कशे. खाऊं नये:आणि पाण्यांत 
शिजवून खाऊं नये, तर तें . विस्तवावर: भाजून खावे; 
त्याची मुंडी, पाथ ब आंतरडी . यांसुद्धा. तें सावे. 
१०. त्यांतले सकाळपर्यंत कांहीं राहूं : देऊं नये आणि 
सकाळपर्यंत कांहीं राहिलेंब तर ते. आंगींत टाकून 
जाळावे. ११ तें तुम्द्दीं या. रीतीने खावे : तुमच्या 
कमरा कसून, पायांत जोडे धाळून .आणि हातांत 
काठी घेऊन तें घाईघाईने खावे; . हा . परमेश्वराचा 
वल्हांडण सण होय. १२ कारण ह्या रात्रीं मिसर 
देशांत फिरून त्यांतील मनुष्य व पक्या सर्वांचे 
प्रथम जन्मलेले मी मारून टाकीन आणि मिसरांतील सवे 
देवांचे झासन करन; मी परमेश्वर आहे. १३ आणि 
ज्या घरांत तुम्ही असणार त्यावर तें रक्त तुम्हांम्रीत्यर्थ 
स्ूण होईल. भी जेव्हां रक्त पाहीन तेव्हां तुम्हांस 
ओलांहून जाईन, मिसर : देशच्या लोकांस मी मारीन 


तेव्हां तुम्दांवर अनर्थ येणार नाहीं, तुमचा. नाश . - 
'वहाबयाचा नाही. .१४ हा दिवस .. तुःद्दांस स्मारका- |. 


७१ 


४. आणि एक |: 


दाखल होईल, . ह्या दिवशीं तुम्हीं परमेश्वराप्रीत्यथ मेळा 
भरवून सेण पाळावा; - पिढ्यानपिढ्या . अगदीं कायसचा 
विधि समजून हा सण तुम्हीं पाळावा. 

१७ सात दिवस तुम्ही नेखमीर भाकरी खांबी; 
पहिल्याच दिवशीं तुमच्या घरांतील. सर्व : खमीर काहून 
अकावें; पहिल्या दिवसापासून सातव्या. दिवसापर्यंत जो. 
कोणी खमिराची भाकरी खाहेल त्याचा ' इल्लाएलांतून 
उच्छेद व्हावा. १६ पहिल्या दिवशीं तुमचा. पवित्र मेळा 
भरवावा, तसाच सातत्र्या दिवशींहि पवित्र मेळा भरवावा; 
या दोन्ही दिवशीं कांहीं काम करूं नये; भात्र प्रत्येक 
मनुष्याच्या खाण्यापिण्यासंबंधानें जें. कांहीं. करावयाचें 
असेल तें करावें... १७ या प्रकारें तुम्ही . बेखमीर 
भाकरीचा सण पाळावा; . कारण याच दिवशीं मीं 
तुमच्या सेना मिसर देशांतून बाहेर आणिल्या आहेत; 
यास्तव ह्या दिवस पिढ्यानपिढ्या कायमचा विधि म्हणून 
पाळावा. १८ पहिल्या महिन्याच्या वतुददेझीच्या संघ्याकाळ- 
पासून तों त्या महिन्याच्या एकविसाव्या दिनसाच्या संप्मा- 
काळपर्यंत तुम्ही बेखमीर भाकरी खाव्या. १९ सात 
दिवसपर्यंत तुमच्या घरांत. मुळींच खमीर नसावें; .. कारण 
जो.कोणी एकादी खमिराची अस्तु खाईल, तो परदेक्षीय 
असो कीं. स्वदेझीय असो, त्याचा इस्चाएलाच्या मंडळींतून 


उच्छेद. करावा. २० तुम्ही कसलाहि. खमिराचा पदार्थ 


खाऊं नये; तुम्हीं घरोघर बेखमीर भाकरी खाव्या... : 
२१. मय मोशानें इल्लाएलाच्या सवे. वडील जनांस 


बोलावून . म्हटले, तुम्ही आपआपल्या घराप्याप्रमाणें 


एकएक कोकरू निबहून घ्यावे. आणि. वल्हांडणाचा 
यज्षपद्यु वथावा; २२ नंतर एजोब झांडाची एक सुडी 
घेऊन ती पात्रांतीळ रक्तांत. बुचकळावी आणि तिनें 
त्यांतळें रक्त दरवाजाच्या . कपाळपट्टीला व दोन्ही 


बाह्यांना लावावे; आणि सकाळपर्यंत कोणीहि घराच्या 


दाराबाहेर जाऊं नये. २३ कारण परमेश्वर मिसऱ्यांचा 
वध करण्यासाठी देह्यांत फिरणार आहे; ज्या ज्या 


घराच्या कपाळपट्टीवर ब. दोन्ही बाह्यांवर रक्त लाविठेळें 


१ नियेम़ ५ : १ वरील टीप पाहा. 


अ १२:२३-४८ 


निगेम 





षरंमेथर': पाहील तै : तें. दार तो.. ओलांडून नाईल 
-आणि _ ब्रेथ “ करणान्यास “ तुमचा वथ करण्यासाठीं 
तुमच्या. घरांत जाऊं देणारे नाही. २५ हा विधि 


तुम्हांला ..व : तुमच्या . पुत्रपौ्नांला - निरंतरचा आहे असें 


समजून: तो पाळावा. २५:वचनदत्त देदा परमेश्वर तुम्हांस 


देईल,... त्यांत तुम्ही जाल . तेव्हां. हा उपासनेचा. .प्रकार 


उुभ्ही पाळावा. २६ तुमची मुलेंबाळे तुम्हांस विचारितील 
कीं या :उपासनेचा अर्थ काय २७ तेव्हां तुर्‍ही सांगा 
कीं. .हा परमेश्वराच्या वल्हांडणाचा यक्ष आहे; त्यानें 
भिसरी लोकांस मारिळें व आपल्या “घरांचा. बचाव 
केल्य. त्या: समर्यी. तो. मिसरांतील इळ्यएलांचीं धरें 
ओलांडून गेला. हें. ऐकून लोकांनीं. मस्तके ल्ववून 
दंडवत घातर्टे. २८ इस्राएल लोकांनीं जाऊन तसें 
केलें; परमेश्वराने मोशे ध अहरोन थांस आज्ञा दिली 
त्याप्रमाथें त्यांनीं केलें. 


२९ मध्यरात्री असें झालं की. मिसर देझ्यांतील, 


सिंहासनावर आरूढ असलेल्या फारोच्या ज्येष्ठ 
पुत्रापासून बंदिग्रहांत पडलेल्या. केच्या ज्येष्ठ 
पुंत्रापर्यंत सर्वे, आणि. गुरांढोरांपैकी ' सव प्रथम 


वत्स परमेश्वराने मारन टाकिले. ३० रात्रीच्या समर्यी 


फारो, त्याचे सवे सेवक आणि सगळे मिसरी लोक 
जांगे झाले; आणि मिसर देशांत मोठा * हाहाकोर 


उडाला, कारण ज्यांत कोणी मेला नाहीं. असें एकहि: 
धर राहिलें ' नाही. ३१ तेव्हां फारोने रात्तोरात मोझे. 
व. अहरोन यांस बोलावून सांगितलें, तुम्ही व॒ सगळे ।- 
इस्यंएल लोक माझ्या लोकांतून निघून जा; तुम्ही 


म्हणतां त्याप्रमाणें जाऊन परमेश्वराची उपासना करां. 
३२ तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणे आपलीं शेरडेमेढरे_ व 
ग्रेंढोरें घेऊन चालते व्हा; आणि मलाहि ' आक्षीवौद 
द्या. २२ इ्लाएछ लोकांनी देशांतून तात्काळ निघून 
जावे म्हणून मिसरी लोकांनीं त्यांच्यामागे तगादा 
लाविला; ते म्दणाठे, आम्ही सर्व मेलोंचे आहों. 
३४. इस्ताएल लोकांनी मळिळेली कणीक खमीर न 
घालतां तशीच काथवटीसहित कपच्यांत 


खांद्यावर घेतली ३५ मोशाच्या सांगण्याप्रमाणे 


३६ मिसरी लोकांची 


बांधून . 
। परदेशीय तुम्हांवरोबर राहत असून बषरमेश्रराप्रीत्यर्थ 
9२ 


| इस्लाएळ लोक्रांनीं केळे; त्यांनीं. मिसरी . लोकांपासून 


सोन्यारूऱ्याचे दागिने व वस्रेंप्रावरणे मागून घेतली; 
कृपादृष्टि इस्लाएल लोकांवर 
होईसें परमेश्वराने केळे, म्हणून त्यांनीं जें जें मागितले 
तं तें त्यांनो त्यांस दिलें; अशा प्रकारें. त्यांनी मिसरी 
लोकांस लरटिलं. 

३७ मग इस्राएल लोक रांमसेस येथून कूच करून 
सुकोथ येथें गेले; जे पुरुष पायीं गेळे ते मुलेबाळे 
खेरीजकरून सुमारें सहा लाख होते. ३८ त्यांच्याबरोबर 
लोकांचा मोठा मिश्र. समुदाय गेला; तशींच शेरडेंमेंडरें, 
गुरेंढोरें वगेरे पुष्कळ जनांवरें गेली. ३९ त्यांनी 
आपल्याबरोबर मिसर देद्यांतून मळिळेली कणीक आणिली 
होती, तिच्या बेखमीर भाकरी भाजिल्या, तिच्यांत 
कांहीं खमीर नव्हते; मिसर देशांतून त्यांस जबरीने 
बाहेर काढिलें होतें, यास्तद त्यांना थांबावयास अवकाश 


| नाहीं; त्यांस खाण्यासाठी कांहीं तयार करून 


घेता आलें नाहीं. ४० इल्लाएल लोक मिसर देशांत 
येऊन राहिल्यास चारशेंतीस चर्षे लोटली. होतीं. 
४१-चारदीतीसं वर्षांच्या अखेरीस बरोबर त्याच दिवशी 
परमेश्वराच्या सवे सेना मिसर देशांतून बाहेर निघाल्या. 
४२ परमेश्वराने त्यांस मिसर देशांतून बाहेर काढिले 
ह्याकरिता ही परमेश्वराप्रीत्य्थ जागरणांची रात्र. म्हणून 
अंबश्य़ पाळावी; इस्राएल लोकांनीं पिढ्यानपिढ्या ही रात्र 
परमेश्वराप्रीत्यथ जागरणाची म्हणून अवशय पळावी, 

४३ परमेश्वर मोशे व अहरोन यांस म्हणाला, 
वल्हांडण सणाचा विधि असा: कोणीं. विदेऱ्यानें 
त्यांतळ॑ कांही. खाऊं नये; ४४ तथापि कोणीं 
वैका देऊन एकादा दास विकत घेतलेला असल्यास 
त्याची सुंता झाल्यावर त्यानें त्यांतले खावे. 
४५ उपरी अथवा मोलकरी यांपैकीं कोणीं. ते खाऊं 
नये. ४६ हं भोजन एकाच घरांत झालं पाहिजे; 


'त्या .मांसांतील कांहींएक घराच्या बाहेर नेऊं नये आणि 


्यज्ञपश्वत्चें एक हाडहि तोइं नये. ४७ इस्राएलाच्या 
समस्त “मंडळीने हा विधि पाळावा. ४८ कोणी 


निर्बम. 


अ० १२५४४८-१३५१९. 





वल्हांडण सण- पाळूं इच्छील तर त्याच्या घरच्या सर्व 
पुरुषांची सुंता व्हावी; मग त्याला जवळ य्रेऊन सण 
पाळू द्यावा आणि. देशी मनुष्याप्रमाणे त्यास. गणावें 
पण बेसुनत पुरुषाने त्यांतर्ल कांहीं खातां कामा नये. 
४९ स्वदेशीय व तुमच्यामध्यें राहणारा या दोघांस एकच 
नियम असावा; ५० या प्रकारें सवे इस्चाएलळ लोकांनीं 
केलं; परमेश्वरान॑ मोशे व अहरोन यांस आज्ञा 
केल्याप्रमाणे त्यांनीं केले. ५१ त्याच दिवशीं परमे- 
श्वरानें इस्राएळ लोकांच्या सेना टोळीटोळीनं मिसर 
देशांतून बाहेर आणिल्या, 
१ झग परमेश्वराने मोशाला सांगितर्ले कीं 
१४ २ इल्लाएल लोकांमध्ये मनुष्य व पशु या 
दोहोंचे जे प्रथम जन्मलेले उदरांतून बाहेर 
येतात त्यांस माझ्याप्रीत्यर्थ पवित्र म्हणून वेगळे ठेव 
ते माझे आहेत. 
३ मोझे लोकांस म्हणाला, या दिवसाचे स्मरण ठेवा. 
याच दिवशीं तुम्ही. मिसरांतून, दास्यगृहांतून बाहेर 
निघालां, परमेश्वरानं. आपल्या भुजबलाने तुम्हांस या 
ह्थलांतून बाहेर काढिलें, म्हणून या दिवशीं . खमिराची 
भाकर खावयाची नाहीं. ४ तुम्ही अबीब महिन्याच्या 
ह्या दिवशीं निघालां आहां. ५ कनानी, हित्ती, अमोरी, 
हिव्वी आणि यबूसी यांच्या देशांत, तुझ्या पूवेजांस 
* परमेश्वराने प्रतिज्ञापूवेके देऊं केलेल्या . दुधामधाचे 
प्रवाह चालले आहेत अश्या देशांत त्यानें तुला 
, आणिल्यावर या महिन्यांत तू हा सण पाळावा. 
६ सात दिवस बेखमीर भाकरी खाव्या आणि सातव्या 
दिवशी परमेश्वराप्रीत्व्थ4ी सण करावा. ७ या सात 


दिवसांत बेखमीर भाकर खावी; ख्मिराची भाकर. 


तुझ्यापाशी नजरेस पडूं नये, तुझ्या देशभर खमिराचें 
दर्शनसुद्धां होऊं नय्ने. ८ पुढील काळीं तू आपल्या 
पुक्लास कळवावे कीं मी मिसर देशांतत निघालो 
तेव्हां परमेश्वराने मजसाठीं जें कांहीं केलें 
त्यामुळें मी हा पाळीत आहें. ९ हें चिन्ह तुझ्या 
हातावर, तुझ्या दोन्ही डोळ्यांच्यामध्यें स्मारक असें 


असावें, परमेश्वराचा नियम तुझ्या मुखीं असावा; कारण: 


| कॉ. परमेश्वराने बलवान्‌ भुजानें तुला मिसर देशांतून 


बाहेर. काढिले; १०. म्हणून .तूं वर्षानुवर्ष नेमलेल्या 
समयीं हा विधि पाळावा. 

११- परमेश्वराने तुला व तुझ्या पूवेजांला कनान्यांचा 
जो देदा प्रतिज्ञापूवेक देऊं केला: त्यांत तो तुला नेऊन 
तो तुह्या. . हाती. देईल, १२ तेव्हां उदरांतून 
निघालेला प्रथम पुरुष आणि जनावराच्या पोटचा 
प्रथम वत्स यांस परमेश्वराप्रीत्यर्थ वेगळें करावें; सवे नर 
परमेश्वराचे . होत. १३ गाढवाचा प्रथम वत्स 
एक. कोकरू देऊन सोडवून घ्यावा; त्याच्या मोबदला 
कांहीं: न॒ दिल्यास त्याची मान सुरगळावी. तुझ्या. 
वंशजांतळे.. .प्रथम . नर मोबदला - देऊन. . सोडवून 
घ्यावे. १४ पुढील काळीं तुक्ता पुत्र. ' तुला 
विचारील कीं हॅ. काय £ तेव्हां त्यास सांग, मिसर . 
देशांतून, दास््यग्रहांतून परमेश्वराने आम्हांस. आपल्या. 
भुजबलानें बाहेर काढिले; १५ आणि फारो आम्हांस 
जाऊं देईना, तेव्हां परमेश्वराने मिसर देशांत मनुष्य 
व 'पह्ठु यांचे सवे . प्रथम नर. मारून टाकिळे; म्हणून . 
उद्रांतून निघाडेल्या सर्वे प्रथम नरांचा मी परमे 
श्वरास बलि अर्पितो; पण माझे सवे ज्येष्ठ पुत्र मोबदला 
देऊन सोडवून घेतो. १६ तुझ्या. हातावर आणि 
तुझ्या दोहों डोळ्यांच्या मध्यभागी हें स्मारक चिन्ह 
व्हावे; कारण परमेश्वराने. आपल्या भुजबलानें. आम्हांस 
निसर देशांतून बाहेर आणिलें. 

१७ फारोनें लोकांस जाऊं दिलें तेव्हां पलिष्टी 
लोकांच्या देशाची बाट जवळची असूनहि देवाने 
त्यांस त्या वाटेने जाऊं दिलें नाहीं; युद्धप्रसंग पाहून हे 
लोक माघार घेळन भिसरास परत जावयाचे असें देवास 
वाटलें; १८ म्हणून फेरा घेऊन रानाच्या वाटेने . 
त्याने त्यांस तांबच्या समुद्राकडे नेठें; इस्राएल. लोक . 
मिसर देशांतून सशक्त होऊन बाहेर निघाले. 
१९ मोझशानें आपल्याबरोबर योसेफाच्या अस्थि 
घेतल्या, कारण  योसेफार्ने इद्लाएह लोकांकडून 
आणभाक करवून त्यांस सांगितलें होते कीं देव 
खात्रीनें तुम्हांस भेट देईल तेव्हां तुम्ही आपल्याबरो- 


ञ्ऱे 


आअ० १३ेः१९-१७:२१ निर्गम 


अस्थि घेऊन जा. २० मग ते सुक्‍्कोथ येथून | तेव्हां त्यांस धडकी भरली व ते परमेश्वराचा घावा 
रवाना झाळे आणि रानाच्या हद्दीवर एथामांत त्यांनीं करू लागळे. ११ ते मोडला म्हणाळे, मिसरांत काय 
तळ दिला. २१ त्यांनी रात्रंदिवस. चालावें म्हणून : परमेश्वर । कक्‍्रा नव्हत्या म्हणून तू आम्हांस : येथें रानांत 
'दिवसा त्यांस मागे दाखविण्यासाठी मेघरस्तैभाच्या ठायीं | मरावयास आणिलें £ आम्हांस तूं. मिसरांतून बाहेर 
. देव्यासाठी अ काढिले ते. काय म्हणून १? १२ आम्ही तुला. मिसरांत 

नव्हर्तो का. म्हणत कीं आम्ही आहों ते ठीक आहो, 
आम्दांस आपले. मिसरी लोकांचें दास्य करीत राहू दे; 
3 परमेश्वराने मोशास. म्हटलें, २. हल्ताएल । येथें रानांत मरून जावें त्यापेक्षां मिसऱयांचें दास्य 

५१% ठोकांस असे. सांग कीं तुम्ही. फिरून मिम्दोल | पतकरळें. :१३ मोझे लोकांस म्हणाला, मिऊं नका, 
- २7 आणि संसुद्र-- यांच्यामध्यें, पी-इद्दीरोयपुढें. बाल- | स्थिर उभे राहा आणि परमेश्वर आज तुमचें तारण करील 
" 9 त्यासमोर समुद्राजवळ तें पाहा, कारभ जे मिसरी ळोक तुम्ही आज पाहत 

आहां ते पुनः कधींहि तुमच्या नजरेस पडावयाचे 
नाहींत. १४ परमेश्वर तुम्हांसाठी लढेल, तुम्ही उगे 








१५ मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, माझा घावा 
करीत काय बसलास £ इस्राएल लोकांस सांग कीं पुढें 
चळा. १६ सतू॑आपली काठी उभार आणि आपला 
हात समुद्रावर उगारून तो दुभाग, म्हणजे इल्लाएल 
लोक. . भरससुद्रात कोरड्या भूमीवर चालतील; 
१७ आणि पाहा, भी स्वतः सिंसऱ्यांचीं. मनें कठीय 
करीन आणि ते त्यांच्या पाठीस लागतील: आणि फारो, 
त्याची सवे सेना, त्याचे रथ व त्याचे स्वार यांचा पराभव 
थ । केल्यानें माझा महिमा प्रगट होईल. १८ फारो, त्याचे रथ 
9 । व त्याचे स्वार यांचा पराभव केल्यानें माझा महिमा प्रगट 
झाला म्हणजे मी परमेश्वर आहें हें मिसरी लोकांस कळेल. 
१९ तेव्हां देवाचा दूत इल्लाएली सेनेच्या पुढें चालत 
असे तो निघून सेनेच्या मागे गेला, आणि मेघस्तंम 
'त्यांच्या आघाडोहून निघून त्यांच्या. पिछाडीस उभा 
राहिल; २० तो मिसऱ्यांची सेमा आणि इस्लाएलयंची 
सेना आंच्यामध्ये राहिला; मेघ व अंधकार होता 
तरी तो रात्रीचा प्रकाश देत होता; रात्रभर पक्का 
पक्षाठा दुसर्‍या पक्षाकडे जाववलें नाहीं. 

9 | ' २१ मोशानें आपला हात समुद्रावर उगारिला तेव्हां 
परमेश्वरानें रात्रभर पूर्वे दिह्ेचा जोराचा वारा बाहवून समुद्र 
मार्गे हटविळा, असा कीं पाणी तुमाग होऊन मध्यें कोरडी 


जड 





अमीन झाली. .९२२ इस्लाएह लोक- भरसमुद्रांत कोर्या 


: जमिनीवरून चालले आणि त्यांना उजवीकडे व ढावीकडे 


वाणी. भिंतीसारखें झालें. २३ तेव्हां मिसर्‍यांनीं त्यांचा 
वाठलाग. केला आणि फारोचे सवे धोडे, रथ व स्वार 
त्यांच्या. पाठोपाठ समुद्रामध्ये गेळे. २४ तेव्हां राक्‍्रीच्या 
. झोबटल्या प्रहरी परमेश्वराने अमीच्या व मेषाच्या 
: स्तंमांतून मिसरी सेनेकने -पाहून त्यांची त्रेथा टटमिली. 
२५ त्यानें त्यांच्या रथांची चर्के काहून तले. चालविणे 


त्यांच्या रथांवर व स्वारांवर. येईल. २७ 


परमेश्वराचे भय हरिळें आणि परमेश्वरावर आणि 





. अर १७:२१-१५४१०. 


मी परमेश्वराळा गीत गाई, कारण तो. विजबारवे 
उन्नत झाठा आहे; 
धोड ब राऊत त्यानें समुद्रांत उल्थून टाकित आहे. 
२ परमेश भाझें बल, माझा स्तोत्रविषय आहे, 
तो गाझा उद्धारक झाला आहे; 





आहा शेण दाच, खे मी लो बग. 


हाच माझ्या पित्यांचा देव, मी याचा सहिमा गाडन. 


- ,३ परमेश्वर रणबीर आहे; 


याव्हे हें त्याचें नाम. 


४ फारोचे रथ ब॒त्याची सेना ही त्यानें समुद्रांत 


उलथून टाकिलीं आहेत; 


- ५ गहिर्‍्या जलाने त्यांस गडप केलें आहे. 


ते शिळेप्रमाणें जलाशयाच्या तळीं गेळे आहेत. 
६ हे परमेश्वरा, तुझा उजवा हात बटेंकरून प्रतापी 

झाला आहे; र 

हे. परमेश्वरा, तुझा ठजवा हात शत्रूचा थुमा 

करितो । 


:_. ७ आपणाशीं . सोमना करणाऱ्यास तै. आपल्या मह. 


प्रतापाने उलथून टाकितोस, 
ते. आपला संताप भडकबितोस, ' तो त्यांस भसा- 
प्रमाणें भस्म करितो. 


९ शु म्हणाला, 


अ० ११९४११-१६४ 





. हे परमेश्वरा, देवांमध्ये तुजसारखा कोण आहे? 


पावित्र्यामुळें वैभवी, स्तवनीय कृत्यांनी. भयानक, | 


अद्भत केरणारा असा ' जो तूं त्या तुजसारखा 
कोणआओहे?  ._.. 
१२ तूं आपला उजवा हात उगारिला, 
१३. आपण  उद्धरलेल्या आपल्या लोकांस ते: स्नॅकरणेने 
नेलें आहे; आपल्या बलाने तरू. त्यांसः' आपेल्या 
पवित्र निवासाकडे घेऊन गेला आहेस. 
१४ हेंःऐकून राष्ट्रें कंपायमानं झालीं आहेत; ' 
पलेशेथनिवासी भयाकुल झालें आहेत. 
१५.तेव्हां अंदोभाचे-अधिपति. हैराण झाटे; 
मवाबाचे नायक थरथरां कांपत आहेत; 
सवे कनाननिवासी गमलित झाले आहेत. 
१६ भोति ब दहशत त्यांस घेरितील;;  -. 


हे परमेश्वरा, तुझे लोक पार. निघून जात तोंवर 

तू. खरेदी केलेली प्रजा पार निघून जाडे तोंवर 

असें होईल 
१७ तूं त्यांस नेक्षीठ आणि आपल्या वतनाच्या 
हे परमेश्वरा, तं. आपल्यासाठी केळेळ॑ निवासस्थान 

: हेंचआहे; 

हे प्रभू, तुझ्या हातांनी स्यापिळेळें तुझे पवित्र 

स्थान हेंच. . 
१८ परमेश्वर युगान्‌युग राज्य करील. 

१९ फारोचे घोडे, रथ व स्वार, समुद्राच्या पोटी 
जाऊन पडले आणि परमेश्वराने समुद्राचे पाणी 
त्यांजवर वाहविळे, पण इल्लाएहछ लोक भरसमुद्राम्ये 
कोरंड्था अभिनीवरून चालत गेले, म्हणून त्यांनी हॅ 
गाईले; २० मग अहरोनाची बहीण मिर्याम . संदेष्टी हिने 
हाती. डफ घेतला आणि सर्वी खरिया. उफ घेऊन 
तिच्यामागून नृत्य करीत चालल्या. २१ आणि मिर्या- 
भेने त्यांच्या गाण्याला धुपद घरिलें : 





परमेश्वराला गीत ग्रा, कारण तो विजयाने उन्नत 
झाला आहे; 

घोडा व राऊंत त्याने 
टाकिला आहे. 

२२ नंतर मोशानें. इत्राएलह लोकांस तांबड्या 

समुद्रापासून पुढें. नेळें आणि ते शूर नांवाच्या वैराण 

प्रदेशांत जाऊन पोहचले; . त्यांतेन तीन दिवस कूच 


ससुद्रांत . उलथन 


: करीत असतां त्यांस पाणी कोठें मिळेना. २३२ मग 
- मारा नामक एका स्थळीं ते. आले; . तेथे पाणी फार 


खारें-. असल्यामुळें त्यांस ते पिबतेना, म्हणून त्या 
स्थलाचे नांव मारा असें पडलें. २४ तेव्हां आम्हीं 


: काय प्यावे 'असें म्हणून, त्यांनीं मोशांजवळ कुरकुर केली. 
, २४५. त्याने परमेश्वराचा धावा. केला तेव्हां त्यानं त्यास. 
- एक वनस्पति दाखक्लि, ती त्याने पाण्यांत टाकिल्या- 
' बर- तें गोड झालें. तेथें त्यानें त्यांच्यासाठी एक विधि 
वः. नियम लावून दिला, त्यांस कसोटीस लाविलें 


आणि म्हटलं, २६ तू आपला देव परमेश्वर 
याचे वचन मनःपूवेक ऐकशील आणि त्याच्या 


दृष्टीनं जें नीट ते करिक्षील, त्याच्या आशक्ञांकडे 


कान देशील आणि त्याचे. सर्व. विधि पाळज्ील तर 
मिसरी लोकांवर ज्या व्याधि मीं पाठविल्या त्यांपैकी 
एकहि तुजवर पाठविणार नाहीं; कारण मी तुला 
व्याधिसुक्त करणारा परमेश्वर आहें. 

२७ मग ते एलीम येर्थे आले; त्या ठिकाणीं 
पाण्याचे बारा झरे आणि सत्तर खजुरीचीं 


| झाडें होतीं; तेथें पाण्याजवळ त्यांनीं तळ दिला. 


१ मग एलीम येथून कूच करून इस्लाएल 
१६ ढोकांचा सवे समुदाय मिसर देशांतून 

निघाल्यावर दुसऱ्या महिन्याकर्‍्या पंघराच्या दिवशी 
एलीम आणि सीनाय यांच्यामधल्या सीन रानांत येऊन 
पोहचला. २ त्या रानांत इस्राएल लोकांच्या सर्व 
मंडळीनें मोझे व अहरोन यांच्यासंबंधार्ने कुरकुर केली; 
३ इस्लाएकळ लोक. त्यांस म्हणूं लागळे कीं आम्हीं मिसर 
देशांत मांसाच्या पात्रांवर . बसून यथेष्ट भोजन 


६ 


निगम 
हिमकणांएवढे सूक्ष्म रज क का का लिला सा ल पातेली गतत. वळे नजरेस पढळे 





करीत होतों. तेव्हां आम्हांस परमेश्वराच्या हातून 
मरण आळ असतें. तर पुरवळें असतें, पण या सवव 
समुदायास उपासाने मारावें म्हणून तुम्ही आम्हांस ह्या 
रानांत आणिळें आहे. 1 

४ तेव्हां परमेश्वराने मोशाला म्हटलें, पाहा, मी आकोशां- 
तून तुम्हांसाठीं अन्नदृष्ि करीन आणि ह्या लोकांनीं बाहेर 
जाऊन एकएका दिवसाला पुरेल इतर्के जमां करावें; यावरून 
ते माझ्या नियमाप्रमाणे चालतात क्रिंवा नाहीं याविषयी मी 
त्यांची परीक्षा पाहीन. ५ .सहाव्यां दिवशीं जें कांहीं ते 
जमा करून. शिजबितील ते इतर दिवंक्षीं जमा करतील 
त्याच्या दुप्पट असावें. ६ मोशे आणि अहरोन सर्व 
इस्राएहछ लोकांस म्हणाले कीं परमेश्वरानेंच तुम्हांस 
मिसर देशांतून काढलें हें तुम्हांस संघ्याकाळीं कळून 
येहेठ, ७ आणि सकाळीं परमेश्वराचे तेज तुमच्या 
दृष्टीस पडेल, कारण परमेश्वराविरुद्ध तुम्ही कुरकुर 
करीत आहों ती त्यानें ऐकली आहे; आम्ही कोण कीं 
तुम्हीं आम्हांविरुद कुरकुर करावी £ ८ मोझे म्हणाला, 
परमेश्वर तुम्हांस संध्याकाळीं मांस खावयास देईल व 
सकाळीं पोटभर भाकरी देईल तेव्हां पाहाल; कारण 
तुम्ही परमेश्वराविरृदा जी कुरकुर करितां ती त्यानें 
ऐकली आहे; आम्ही कोण आहों तुमचें कुरकुरणें 
आम्हांविरूद नव्हे तर परमेश्वराविर्द आहे. ९ मोशे 
अहरोनास म्हणांला, इस्राएल लोकांच्या सर्व मंडळीस 
सांग कीं तुम्ही परमेश्वरासन्मुख या, कारण त्यानें तुमची 
कुरकुर ऐकली आहे. १० अहरोन इस्राएलाच्या सवे 
मंडळीशी बोलतं असतां त्यांनीं रानाकडे नजर फिरविली, 
तों मेघांत परमेश्वराचे तेज दृष्टीस पडलें. ११ परमे- 
श्वर मोहाला म्हणाला, १२ इस्राएल लोकांची कुरकुर 
मीं ऐकली आहे, त्यांस सांग कीं संघ्याकाळीं तुम्ही मांस 
खाल आणि संकाळीं “्योटभर भाकरी खाल, म्हणजे मी 
तुमचा देव परमेश्वर आहें हें तुम्हांस कळेल. 

१३ संघ्याकाळीं असें झाळें कीं लावे येऊन सर्वे 
छावणीभर पसरले आणि सकाळीं छावणीच्या 
चोहों बाजूंस दंव पडलें. १४ हे पडलेले देव सुकून 


गेळें तेव्हां त्या रानांतील सवे भूमीवर खवल्यांसारखे 


१9७ 


अ० १९५२-२५ 





4५: इत्राएछ लोक ते. पाहून एकमेकांस म्हणाले, . हें 
काय १* तें काय होतें तें त्यांस माहीत नव्हतें. मोझे 
त्यांस म्हणाला, परमेश्वराने. तुम्हांस खावयास दिलें 
आहे तें. हेंच: १६ परमेश्वराने. आज्ञा केलीं आहे ती 
ही कीं प्रत्येकानं आपआपल्या आहाराप्रमार्णे हे. गोळा 
करावें; ज्याच्या त्याच्या डेऱ्यांत जेवढी माणसें असंतील 
तेवढ्यांसांठी आपआपल्या माणसांच्या - संख्येप्रनाणे 
प्रत्येदी एकएक ओमर जमा करावें. १७ इलाएल 
ठोक्रांनीं तसें केलें; कोणीं कमी, कोणीं“जास्त गोळा केलें. 
१८ त्यांनीं ओमरच्या मापाने तें मापून पाहिलें तेव्हां 
ज्यानें फार मोळा केलें होतें त्याचें अधिक भरलें नाहीं; 
तसेंच ज्यानें थोर्डे गोळा केलें होते त्याचें कांही कमी 
भरलें नाहीं; प्रत्येकानं आपआपल्या . आहाराच्या मानाने 
ते. गोळा केलें होतें. १९ मोशाने त्यांस सांगितळें कीं 
कोणीहि यापैकी काहीएक सकाळपर्यंत ठेवू नये. 
२० तथापि त्यांच्यापैकीं कित्येकांनी मोशाचें न ऐकतां 
त्यांतले कांहीं -संकोळप्यैत ठेविलें तेव्हां त्यांत किडे 
पहून त्याची घाण येऊं लागली; त्यावरून . मोशे 
त्यांच्यावर रांगावला. 

२१ या प्रकारें ते नित्य सकाळीं आपआपल्या आहारा- 
प्रमाणे तें गोळा करीत; आणि उनाचा ताप वाढला म्हणजे 
तें वितळे. २२ सहाव्या दिवंशीं त्यांनीं दुप्पट म्हणजे प्रत्येक 
माणशी दोन ओमर गोळा केले: तेव्हां त्या मंडळीच्या सर्व 
सरदारांनी मोझयाकडे येऊन त्यास हें कळविलें. २३ तो 
त्यांस म्हणाला, परमेश्वराचे सांगणे असें आहे कीं उद्यां 
विश्रामवार, परमेश्वरांचा पवित्र शब्बाथ ' आहे; 
तुम्हांला भाजावयाचें' ते. भाजा आणि शिजवावयांचें. तें 
शिजवा आणि जे कांही. उरेल. ते आपल्यासाठी 
सकाळपर्यंत. ठेवा. २४ मोझानें त्यांस सांगितल्याप्रमाणे 
त्यांनीं तें सकाळपर्यंत ठेविलें; पण. त्याची घाण. सुढंली 
नाहीं किंवा 'त्यांत किडे पडले नाहीत. २५' मग मोल्षे 
म्हणाला, तें : आजं खा, कारण आज परमेश्वरांचा 


>--.।.,३.,.,.,.,.,.,. (२33३७९ 





१ अथवबाः मात्रा आहे; मुळांतः मानहू. 


शर १ २५-१९७४१२ 


- ' आहे, आज रानांत तें तुम्हांस मिळावयाचें 
नाहीं. २६ सहा दिवस तुम्ही ते गोळा करावे; 
सातवा दिवस झशब्जाथ आहे, त्या दिवशीं क्रांहीएक 
नसणार. २७ तंरी सातव्या दिवशीं ते गोळा 
करण्यासाठीं . कांही. लोक बाहेर गेले पण त्यांस कांडी 
मिळालें नाहीं. २८. तेव्हां परमेश्वराने मोशाला म्हटलं 
माझ्या आज्ञा व. माझे नियम पाळावयास तुम्ही कोठवर 
अमान्य . होणार ! २९ पाहा, परमेश्वराने . तुम्हांस 
झब्याथ दिला आहे म्हणून सहाव्या दिवशीं तो तुम्हांस 
आपआपल्या स्थानीं स्वस्थ असावे, आपलें स्थान सोहून 
कोणीहि बाहेर जाऊं नये. ३० याप्रमाणे . लोकांनीं 
सातव्या दिवशीं विसावा घेतला. 

३१ इस्ाएल लोकांनीं त्या अन्नाचे नांव माला ठेविलें, 
तें धण्यासारखें पांढरे असून त्याची चव मध घालून 
केलेल्या. पोळीसारखी होती. २२ मोझे म्हणाला, 
परमेश्वराने अत्ती आज्ञा दिली : आहे कीं खांतठें एक 
ओमरभर पुढल्या पिढ्यांच्या लोकांसाठी. ठेवा; मी 
तुम्हांस मिसर देशांतून काहून आणून रानांत कोणत्या 
प्रकारचें अन्न दिलें हें त्यांस यावरून कळून येईल. 


३३ तेव्हां मोशाने अहरोनास सांगितलें कीं एक पात्र! 
घेऊन त्यांत एक ओमरभर मात्रा घाल; तें तुमच्या । 


पुढील पिढ्यांसाठी परमेश्वरासमोर राखून ठेवावयाचे 
आहे. ३४ परमेश्वराने मोशाला आज्ञा केल्याप्रमाणे ते 
जतन करावें म्हणून आक्ञापटासमोर अहरोनाने ठेविलें. 
२५ इस्लाएल लोक वस्ती असलेल्या देशांत जाऊन 
पोहचत तोंपर्यंत चाळीस. वर्षे मात्रा खात होते; कनान 
देशाच्या . सरहद्दीपर्यंत जाऊन पोहंचत.;'तोंपर्यंत. ते मात्ना 
खात होते. ३९ ओमर हा एफाचा दहावा भाग आहे. 

१ झग इस्ाएक लोकांचा सर्व समुदाय 


निर्गम 





२ म्हणून लोक मोझाशी भांडे लागळे व 
म्हणाळे, आम्हांस प्यावयास पाणी दे, तेव्हां मोझे 
त्यांस म्हणाला, तुम्ही मजशीं कां भांडतां ६ परमे- 
श्रराची परीक्षा कां पाहतां £ ३ लोकांस पाण्याचा 
शोष लागला तेव्हां ते कुरकुर करून मोशाला म्हणाले, 
आम्हांस, आमच्या मुलांस व आमच्या गरुरांढोरांस 
तहानेने मारून टाकण्यास तूं आम्हांस मिसर देशांतून 
आहेर कां काढिळें 2 ४. मोशानें परमेश्रराचा भावा 
करून म्हटलं, या लोकांस मी काय करूं ६ हे तर मला 
बहुतेक दगडमार. करावयास तयार झाले आहेत. 
५ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, इस्लाएलांतील - कांहीं 
बडील माणसें बरोबर घेऊन व तूं नील नदीवर 
आपटलीस ती आपली. काठी. हाती घेऊन लोकांच्या पुढें 
चाल. ६ पाहा, . होरेब गिरीवरील एका खडकावर 
मी .तुजपुढें उभा. राहीन; तू त्या खडकावर काठी 
आपट; त्यांतून पाणी निघेल म्हणजे तें हे लोक 
पितील. मोशानें इस्लाएलांच्या वडिलांदेखत तसें केलें. 
७ मोशानं त्या ठिकाणाचें नांव मस्सा ( परीक्षा ) आणि 
मरीबा ( कलह ) असें ठेविलें, कारण इस्राएल लोकांनीं 
तेथें कलह केला आणि परमेश्रर आमच्यामध्ये आहे 
किंवा नाहीं असें म्हणून परमेश्वराची परीक्षा पाहिली. 

८ मंग अमालेक येऊन रफीदीम. येथें इस्राएल 
लोकांशीं लढू लागला. ९ तेव्हां मोशानें यहोदावास 
सांगितळे, आपल्यांतले कांहीं पुरुष. निवहून काढ 
आणि जाऊन अमालेकाशी युद्ध कर; उद्यां मी देवाची 
काठी हातीं. घेऊन डोंगराच्या माथ्यावर उभा राहीन. 
१० मोझ्याच्या सांगण्याप्रमाणे यहोदावानें केलें व तो' 
अमालेकाशीं लढू लागला; मोशे, अहरोन आणि हूर 
हे. डोंगराच्या माथ्यावर. गेले. ११ त्या. समयीं असें 
झाले कीं मोझे आपले हात वर करी तेव्हां इल्ला- 


६ ए७ सीन रानांतून निघाला; परमेश्वराच्या आज्ञे- | एठाची सरक्षी होई व..तो आपले हात खालीं करी 
प्रमाणें मजळू करून रफोदीम येथें त्यानें तळ | तेव्हां अमाळेकाची सरश्षी होई. १२ मोद्याचे हात 
दिला; तेथें. लोकांस प्यावयास पाणी मिळेना; | भरून आले तेव्हां त्यांनीं. एक धोंडा घेऊन मोशाच्या 


१ मुळांतः मानहू 


खालीं ठेविला व तो त्यावर असला आणि अहरोन व 
हूर यांनीं दोहो. बाजूंकहून त्याच्या हातांस टेका दिला; 


क्ट 


निगेम 


अ० १७१२-१८५२१ 





म्हणून सूये मावळेपर्यंत त्याचे हात स्थिर राहिले 


१३. मग . यहोशवाने आपल्या तरवारीच्या धारेने 
-अमालेकाचा व त्याच्या लोकांचा मोड केला. 
१४ मग परमेश्वराने मोशाला म्हटलें की याचें स्मरण 
राहावें म्हणून. ही गोष्ट एका ग्रंथांत लिहून ठेव आणि 
यहोशवाच्या कानीं घाल; मी परमेश्वर अमालेकाची 
नांवनिशाणी . आकाशाखालून नाहींशी करणार. १५ तेथे 
मोशारने एक वेदी बांधून तिचें नांव याव्हे-नित्सी 
( परमेश्वर माझा घ्वज ) असें ठेविलें; १६ आणि 
तो. म्हणाला, परमेश्वराच्या सिंह्ासनाबर हात उचलिल्या- 
मुळें परमेश्रराचें अमालेकाशीं पिढ्यानपिढ्या. युद्ध होणार. 

- __१ देवाने मोशे व आपली प्रजा. इस्राएल 
६ ८ यांच्यासाठी काय काय - केलें, . परमेश्वराने 

इस्राएलांस मिसर देशांतून कसें बाहेर काढिले 
हे मोशाचा सासरा मिद्यानी याजक इय्रो यार्ने ऐकले. 
२ मोहाने आपली स्त्री सिप्पोरा पूर्वी परत पाठविली 
होती, तिला आणि तिच्या दोन पुत्रांहा घेऊन मोशाचा 
सासरा इथ्रो आला; ३ त्यांपैकी एकाचे नांव मोझानें 
गेर्षांम असें ठेविलें होतें, कारण तो म्हणाला, मी 
परक्या देशांत प्रवासी आहे; ४ आणि दुसर्‍याचे 
. माव त्यानें एल््यिजर असें ठेविळें होते, कारण तो 
म्हणाला, माझ्या पित्याच्या. देवाने माझें साहाय्य 
करून मला फारोच्या तरवारीपासून बचाविलें आहे. 
७ रानांत देवाच्या पर्वेतापाशीं मोशाचा तळ होता 
तेर्थे त्याचा सासरा इथ्रो त्याच्या क्लीस व मुलांस 
घेऊन . मोशयाकडे आला; ६ आणि त्याने मोशाला 
सांगून पाठबिळें कीं मी तुझा सासरा इथ्रो तुझी बायको 
ब॒तिचे दोन पुत्र घेऊन तुजकडे आलों आहें. 
७ तेव्हां मोझे आपल्या सासऱ्यास सामोरा - गेला 
आणि त्याला दंडवत घालून त्याने त्याचें चुंबन घेतले; 
एकभेकांचें क्षेमकुदाळ विचारल्यावर ते डेर्‍यांत गेले. 
८ परमेश्वराने इखाएलांसाठी फारोचे व. मिसरी 
लोकांचें काय केलें, वाटेने त्यांस काय कष्ट भोगावे 
लागले, आणि परमेश्वराने त्यांची. सोडवणूक कशी 
केली हा सवे वृत्तांत मोझानें आपल्या सासऱ्यास 


निवेदन केला. ९ परमेश्वराने. इस्वाएलांस मिसरी 
लोकांच्या हातांतून सोडविले यांत त्यानें त्यांचें कसें 
बरें केळें ते ऐकून इय्रो परम संतोष पावला. 
१० इथ्रो. म्हणाला, ज्यानें तुम्हांस मिसर्‍यांच्या व 
फारोच्या हातांतून सोडविले, ज्याने आपल्या प्रजेस 
मिसऱ्यांच्या तावडींतून मुक्त केलें, तो परमेश्वर धन्य 
होय. ११ आतां मला कळून आलें आहे कीं सर्व देवांहून 
परमेश्वर श्रष्ठ आहे. ज्या गोष्टीसंबंधानें ते मिसरी 
लोक इस्लाएलांशीं ताठ्यारने वागले . तिच्यासंबंधानेंहि 
तो श्रेष्ठ आहे. १२ मग मोशाचा सासरा इंग्रो यानें 
देवाप्रीत्यथ होमबलि आर्पिळे. व यज्ञ केले; आणि . 
अहरोन  इस्माएलाच्या सर्वे. वडिलांसह. मोशाचा सासरा 
इथ्रो याजबरोबर देवासमोर भोजन करावयास आला. .. 

१३ दुसरे दिवशी मोझे लोकांचा न्यायइनसाफ 
करावयास बसला; आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 
लोक मोशाभोंवती उभे होते. १४ मोशे . लोकांसाठी 
कायकाय कारितो...हें त्याच्या सासऱयाने पाहिल तेव्हा 
तो म्हणाला, तूं लोकांसाठी हें काय करितोस १. तूं 
एकटाच बसतोस आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 
सर्व लोक तुत््याभोंवती उभे. राहतात तें कां? 
१५ मोझे आपल्या सासऱ्यास . म्हणाला, . लोक देवाला 
प्रश्न विचारावयास मजकडे येतात; १६ त्यांचें कांहीं 
प्रकरण असलें . म्हणजे ते मजजवळ येतात, तेव्हां मी 
त्यांचा आपसांत निवाडा करितो. आणि देवाचे विधि व 
नियम त्यांस विदित करितों. १७ मोशयाचा सासरा 
त्य़ाला. म्हणाला, तूं करितोस तें कांहीं ठीक नाहीं. 
१८ तूं व तुझ्याजवळचे लोक हे तुम्ही अशानं शीण 
पावाळ; हे काम. तुला फार भारी आहे, : तुला 
एकट्याला हे आटपावयाचें नाही. १९ तर आतां 
माझें ऐक, मी तुला सल्ला. देतो, आणि देव तुला साहाय्य 
अंसो; या लोकांचा . देवापाशी तूं मध्यस्थ हो. आणि 
ह्यांची प्रकरणें देवापाशी ने; २०८ विधि व नियम 
त्यांस शिकीव, आणि त्यांनीं. कोणत्या मार्गानें चालावे 
ब कोणतें काम करावें हें त्यांस दाखवीत जा. २१ तूं ' 
या सवे लोकांतून' गुणवान, देवाचें भय धरणारे, 


९ 


अ० १८५२१-१९५१८ 





सत्यप्रिय, अपहाराचा वीट मानणारे असे पुरुष 
निवहून घे आणि त्यांस हजार हजार, शंभर शंभर, 
पश्नास पन्नास, दहा दहा लोकांवर नायक नेमून ठेव; 
२२ त्यांनीं लोकांचा नित्य न्यायरइनेसांफ करावा; 
त्यांनी सर्व मोठीं प्रकरणें तुजकडे आणावी. आणि 
लहानसहान प्रकरणांचा त्यांनींच निकाल करावा; अशाने 
तुझें काम हलकें होईल व ते तुझ्या भाराचे वाटेकरी 
होतील. २३ तूं असें करिशील आंणि देवाची 
: तुला अशी अनुज्ञा होईल तर तुझा या कार्मी टिकाव 
लागेल, आणि हे सर्वे लोक स्वस्थानी सुखाने जातील. 


२४ मोशानें. आपल्या सासर्‍याचे शब्द ऐकून त्याच्या 


सांगण्याप्रमाणे सर्व कांहीं केलें. २५ त्याने इस्राएलांतून 


गुणवान पुरूष निवडून त्यांस ' हजार हजार, शंभर । 


डॉभर, पन्नास पन्नास, दहा. दहा लोकांवर नायक नेमिले. 
२६ ' ते लोकांचा 'नित्य . न्यायइनसाफ करूं लागले; 


एकादे प्रकरण कठीण असलें तर ते तें मोडाकडे 
ते निकाल 
करीत. २७ मग मोशाने आपल्या सासर्‍याची बोळवण 


आणीत, पण लहानसहान प्रकरणाचा 


केली आणि तो आपल्या देशीं रवाना झाला. 
बरूळाएल लोक मिसर देशांतून निघाल्यास 
९ तोन महिने झाळे त्यांचं दिवशी ते सीनायच्या 
रानांत येऊन पोहंक्ले: २ रफीदीन येथून 
निघाल्यावर इस्राए७ळ लोक कूच करीत सीनायच्या 
रानांत ' आले; तेर्थे त्यांनीं डेरे दिले, पर्वंतासमोर 
त्यांनी तळ दिला. १३ तेंव्हा मोझे पर्वेत चढून 
देवाकडे गेला; परमेश्वराने त्याला पवैतावरून हाक 
मारून सांगितळें कीं याकोबवेशांस हें सांग, इस्राएल 
लोकांस हॅ विदित कर : ४ मिसऱ्यांचें मी काय केलें तें 
तुम्हांस॑ जसे काय गरुडाच्या पेखांवर बसवून मीं 
आपणाकडे , कसें आणिलें 
आहे; ५ म्हणून आतां तुम्ही खरोखर. माझी. वाणी 
ऐकाल आणि माझा करार पाळारु तर सर्वे लोकांमध्यें 
माझा खास निधि व्हाल; संवे एव्वी माझी 
आहे; 
व्हाल. तुला इस्लाएल लोकांस सांगावयाचें तें. हेंच. 


आहे हें तुम्ही पाहिलें. 


६ पण तुम्ही मला याजकराज्य, पवित्र राष्ट 


७ मोझानें येऊन लोकांच्या वडिलांस बोलाविळें आणि 
परमेश्वराने जीं वचने त्यांस निवेदन करण्याची आज्ञा 
केली होती तीं सवे त्यानें त्यांच्यापुढे मांडिलीं. ८ तेव्हां 
सर्वे लोक मिळून म्हणाले, परमेश्वराने सांगितलें आहे 
तें सर्व आम्ही करूं. मोझार्ने लोकांचा हा जबाब 
परमेश्वराला सादर केला. मग परमेश्वर मोशाला 
म्हणाला, पाहा, मी धनमेघांत. तुजजवंळ येतों, म्हणजे 
मी तुजशीं बोलेन ते लोकांच्या कानी पडेल आणि 
मग त्यांचा सर्वदा तुजवरहि विश्वास बसेल. मोशानें 
लोकांचें म्हणणें परमेश्वराला विदित केलें. १० परमेश्वर 
मोशाला म्हणाला, तूं लोकांकडे जा आणि त्यांस आज 
आणि उद्यां पवित्र कर” आणि त्यांना . आपलीं वस्त्रे 
। धुवावयास. सांग; १9 तिसरा दिवस येई तोंवर त्यांनीं 
॥ तयार राहावे, कारण तिसऱ्या दिवशीं सर्व लोकांदेखल 
। परमेश्वर सीनाय पॅवतावर उतरेल. १२ तू. लोकांसाठी 
सभोवताली मयादा आंखून लोकांस सांग, संभाळा, 
पर्वेतावर चहू नका, त्याच्या सीमेला शिवू देखील 
नका, जो कोणी पर्वतास स्पहरी करील तो खास 
आपल्या जिवास मुकेळ; १३ कोणीं आपला हात 
त्यास लावू. नये, लाविला तर त्याला दगडमार करावा 
किंवा बाणांनी विंधार्वे: तो पद्चु असो किंवा मनुष्य 
असो, त्याला जीवंत ठेवू नये; शिंगाचा दीघ नाद होईल 
तेव्हां लोकांनीं पर्वेतापाशीं यावे. १४ मोझे पर्वेता- 
वरून उतरून लोकांकडे खालीं आला; त्यानें लोकांस 
पवित्र केळे आणि त्यांनीं आपलीं वरत्र धुतली 
१५ त्यानें लोकांस सांगितले कीं तिसरा दिवस येई तोंवर 
तयार असा, स्त्रीस्पश करूं नका. . 


र 


: १६ तिसरा दिवस उजाडतांच मेघगजेना झालो व 
विजा चमकू लागल्या, पर्वेतावर धनमेध आले व प्रचंड 
शिंगाचा नाद होऊं लागला तेव्हां छावणींतळे सर्व लोक 
श्रंधरां कांपूं लागले. १७ मोझाने लोकांस देवाच्या दर्शना- 
साठीं छावणींतून बाहेर आणिले; आणि ते प्वेताच्या 
तळाजवळ उभे राहिले. १८ परमेश्वर अम्नीच्या ठायी 
| सीनाय पर्वतावर उतरला म्हणून तो सवे धूममंय झाला, 


टल 








उ वळ धुरासारखा त्याचा धूर वर चढला व सर्व 
थर्बेत घरथरू लागला. १९ रणशिंगाचा शब्द अधिक 
अधिक होत गेला, तेव्हां मोशे बोलू लागला आणि 
देव त्याला . आपल्या . वाणीर्ने उत्त देत गेला. 
२० - परमेश्वरानं पववताच्या शिखरावर उतरून मोशाला 
सीनाय पवेताच्या शिखरावर बोलाविले, तेव्हां तो वर 


गेला. २१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, खालीं जाऊन. 


लोकांस ताकीद दे, नाहीं तर ते मर्यादा ओलांडून 
काय आहे तें पाहावयास परमेश्वर आहे तिकडे 
यावयाचे व त्यांच्यापैकी बहुतेक  मरावयाचे. 
२२९ तसेंच परमेश्वरासमोर वावरणाऱ्या याजकांनींहि 
थवित्र व्हावे, नाहींतर परमेश्वर. त्यांस ताडण 
करील. २३ मोहे परमेश्वरास म्हणाला, लोकांना 
सीनाय पर्वतावर येववणार नाहीं, कारण तूंच आम्हांस 
ताकीद दिली वमला सांगितलें कीं पर्वतार्भोवतीं 
मर्यादा घाल व तो अधिक पवित्र कर. २४ तेव्हां 
परमेश्वर त्याला म्हणाला, तू उतरून खालीं. जा, नंतर 
सू व तुझ्याबरोबर अहरोनाने वर यावें; याजकांनीं व 
लोकांनीं मर्यादा उल्लंघून परमेश्रर आहे. तिकडे येतां 
कामा नये; आले तर त्यांस परमेश्वर ताडण करील. 
२५ मग मोशानं खालीं जाऊन लोकांला हें सांगितलें. 
१ देवाने हीं सवे वचनें सांगितली : 
७ २ ज्यानें तुला मिसर देशांतून, दास्यग्र्हांतून 
काढिले तो मी परमेश्वर तुझा देंव आहें. 
३ माझ्यासमोर तुला अन्य देव नसावे. 





अ० १९४१८-२०१२९०: 


पाळितात अशांच्या हजारों जणांवरे मी दया करितो. 

७ तुझा देव परमेश्वर याचें नाम व्यर्थ घेऊं नको, 
कारण जो परमेश्वराचे नार्म व्यर्थ घेईल त्याची 
गय करणार नाहीं.  , १ 

८ शब्बाथ दिवसाची आठवण ठेवून तो पवित्रपर्णे 
पाळ. ९ सहा दिवस श्रम करून आपलें सर्वे- 
कामकाज कर; १०. पण सातवा. दिवस तुझा .. देव 
परमेश्वर याचा शब्बाथ आहे; त्या दिवशीं कोणतेंहि 
कामकाज करूं नको; तूं, तुझा पुत्र, तुझी कन्या, तुझा 
दास, तुझी दासी, तुझे पशु, किंवा तुझ्या बेशींच्या 
आंत असलेला विदेशी यानेहि करू नये; ११ कारण 
सहा दिवसांत परमेश्वराने आकार, पृथ्वी, समुद्र व 
त्यांतील सर्व कांद्दो. निमोण केळे आणि सातव्या 
दिवशी विश्रांति घेतली; म्हणून परमेश्वराने ठाब्याथ 
दिवस आश्चीरवाद देऊन पवित्र असा ठरविला. 

१२ आपला वाप व आपली आहे यांचा मान 
राख, म्हणजे जो देक्ञ तुझा देव परमेश्वर तुला देत 
आहे त्यांत तूं विरकाळ राहज्ञील. 

१३ खून करू नको. 

१४ व्यभिचार करूं नको. 

१५ चोरी करूंनको. 

१६ आपल्या शेजाऱ्याविरुंद्द खोटी साक्ष देळे नको. 
१७ आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा अभिलाष कक 





| नको, आपल्या शेजाऱ्याच्या सरीचा अभिलाष करूं नको, 


आपल्या झेजाऱ्याचा दास, दासी, बैल, गाढव, अथवा 


४ आपल्यासाठी कोरींव मूर्ति करू नको; वर | त्याची कोणतीहि वस्तु यांचा अभिलाष करूं नको. 


आकाशांतील, खालीं प्रथ्वीवरील वर. . पएथ्वीखालच्या 


१८ मेघगजंना होत आहे, बिजा चमकत आहेत, 


जलांतीळ कशाचीहि प्रतिमा करूं नको. ५ त्यांच्या करण्याचा शब्द. होत आहे आणि पर्वतांतून “धूर चनदत 


पायां पडू. नको किंवा त्यांची पूजा कू नको; कारण मी 
परमेश्वर तुझा देव इैष्योवान्‌. देव .आहे; जे मजशी 
विरोध. करितात, त्यांच्या . मुलांस. तिसर्‍या चौथ्या 
पिढीपर्यंत वडिलांच्या अन्यायाबद्दद शासन करितो; 
६ आणि जे मजवर प्रेम करितात: ब माझ्या आज्ञा 





१ पाठभेद ः लोक. 
र व 


आहे असें सवे ठोकांच्या दृ्टीस पडे, हें पाहून त्यांचा 
थ्रकांप झाल्या व ते दूर उभे राहिले. १९ ते मोझाला: 
म्हणू लागले, आम्हांशीं तूंच बोळ, आणि आम्ही ऐकू; 
देव आम्हांशौँं न बोलो, तो बोलळा तर आम्ही सरू. 
२० - मोशानें लोकांस सांगितळें, मिळं नका, कारण 
तुमची परीक्षा करावी आंणि त्याचें भय तुमच्या 


१ अथवा : पिढ्यांवर ( अनु. ७: ९ पाहा. ) 


८*$ 


अ० २५५४२०-२९१:२० 


निर्गम 





डोळ्यांपुढे राहून तुम्ही पाप. क॑ नये यासाठी देव | 


आला आहे. २१ लोक दूर. उभे राहिले पण देव 
निंबिड अंधकारांत होता तिकडे मोशे गेला. 

२२ तेव्हां परमेश्रर मोशाल् म्हणाला, तूं -इक्लाएल 
लोकांस . असें सांग, मीं तुम्हांशी आकाशांतून भाषण 
केलें तें तुम्ही प्रत्यक्ष पाहिलें आहे. २३२ तुम्ही माझ्या 
बरोबरीला . दुसरे देव कू नका; आपल्यासाठी 
सोन्यार्प्य़ाचे. देव करू नका. २४ माझ्यासाठी एक 
मातीची वेदी करा आणि 'तिजवर शेरडांमेंढरांचे व 
शुरांडोरांचे . होम आणि शांत्यर्पणें करा; जेथेंजेथें 
माझें नामस्मरण व्हावे अर्से मी करीन तेथेंतेथें मी 
येऊन तुम्हांस आशीर्वाद देईन. २७५ तुम्ही माझ्या- 
साठीं . दगडांची वेदी बांधाल तर ती घडलेल्या 
चिऱ्यांची नसावी, कारण तुम्ही आपलं हत्यार दगडाला 
लाविल्यास तो भ्रष्ट होईल. २९ तुझ्या शरीराची नभता 

बेंदीवर' दिसून येऊं नये. म्हणून तू 

थायऱ्यांनीं चढतो कामा नये 
१ आतां जे: नियम तू त्यांस लावून 
२१ यवेतेहे:-- 

२ तू. एकादा इन्नी गुलाम विकत' घेतला तर 

त्यानं सहा वर्षे काम करावे आणि सातव्या वर्षी 
त्याच्याबद्दल कांहीं खंड न घेती त्यास जाऊं द्यावे. ३ तो 
सडाच आत्ता असला तर त्यानें सडेंच मुक्त होऊन 
जावे, तो ल्रीसहित आला असला तर त्याच्या खीनेहि 
त्याच्याबरोबर सुक्त होऊन जार्वे. ४ त्याच्या धन्याने 
त्यास बायको करून दिली असली व तिला पुत्र व॑ 
कन्या. झाल्या असल्या तर ती व . तिर्ची मुलें 
धन्याची; त्यानें : एंकट्यार्नेच जावें; ५ पण जर तो दास 
निक्षून म्हणू लागला “कीं माझ्या धन्यावर व माझ्या 
बायकोसुलांवर माझे “प्रेम, आहे, मला मुक्त होऊन 
जाण्याची इन्छा नाही, ६ तर त्याच्या धन्यानें त्यास 
देवासमोर आणून दारापाशी किंवा दाराच्या चौकर्टी- 
: वार्शी उभे. करावे व अरीनें त्याचा कान टोचावा 

म्हणजे तो त्याचें निरंतर दास्य करील न 


दढ 


७ कोणीं आपली कन्या दासी म्हणून विकिली तर 
ती दासांप्रमाणें मुक्त होऊन जातां कामा नये. ८ तिचा 
धनी तिला आपली खत्री करून घेणार असून पुरे 
तिच्यावरून त्याची मर्जी उडाली तर त्यानें खंड घेऊंन 
तिची सुटका करावी; तिजदीं त्यानें कपट केल्यामुळें 
परक्या लोकांस तिला विकून टोकण्याचा त्याला 
अधिकार नाही. ९ तिला आपल्या पुत्रासाठी ठेवाव- 
यांची असल्यास त्यानें तिला कन्येप्रमार्णे वागवार्मे 
१० त्याने दुसरी बायको केली तरी अन्नवख व 
व्यवहार यांत तिला कांहीं कमी पडूं देऊं नये. ११ या 
तिन्ही गोष्टी तो करीत नसल्यास कांहीं खंड न देता 
तिने मुक्त होऊन जावें. 

१२ कोणीं एकाद्यास ताडण केलें व त्यानें तो मेला 
तर त्याला मरणदंड झालाच पाहिजे. १३ एकाद्याचा 
घात करण्यांच्या इराद्याने कोणीं टपून बसला नसून 
देवाने त्याला त्याच्या हाती दिलं तर त्याला पळून 
जाण्यासाठी मी तुला एक स्थान नेमून देतो; १४ पण 
जर कोणीं बुद्धया कोणावर चालून जाऊन त्याचा 
'कपटानें घात केला तर त्याचा वध करण्यासाठीं माझ्या 
'बेदीजवळून देखील त्याला घेऊन जावें. 

१५८. कोणी आपल्या पित्यास अगर मातेस ताडण 
केलें तर त्यास अवश्य जिर्वे मारावें. 

१६ एकाद्या मनुष्यास चोरून घेऊन त्याचा विक्रय 
कोणी करील किंबा त्याच्यापाशी तो सांपडेल तर त्यास 
अवऱ्य जिवें मारावे. 

१७ कोणीं आपल्या पित्यास किंवा मातेस शिव्याशाप 
दिले तर त्यास अवश्य जिवें मारावे. 

१८ दोन माणसें झगडत असतां एकानें दुसऱ्यास 
धोंडा मारिला किंवा बुक्रा मारिला व त्यामुळें तो मेला 
नाही, पण केवळ त्यास अंथरुण धरावे लागलें, 
:१९ आणि तों उठून, काठी धरून हिंडूफिरू लागला तर 
मारणार्‍्यास सोडून द्यार्वे, मात्र तो घरीं बसल्याबददळ 
त्याचें झालळेळें नुकसान त्यानें भरून द्यार्वे आणि त्याला 
त्यानें अगदीं साफ बरे करवावे. 

२० कोणीं आपल्या दासास अगर दासीस काठीर्ने 
र 


निगम अ० २१:२०-२९२४७ 





_ व॒मारतांमारतां तो मरण पावला तर त्याला 
अवश्य शिक्षा व्हावी; २१ पण तो एकदोन दिवस 
जिवंत राहिला तर. धन्यास दंड करूं नये; कारण तो 
त्याचेंच धन होय. 

२२ कोणी आपसांत मारामारी करीत असतां 
एकाद्या गर्भवती स्रीला धक्का लागून तिचा गर्भपात 
झाला, पण तिला दुसरी कांहीं इजा पोंचली नाहीं तर 
त्या ज्लीचा पति सांगेलळ तो दंड त्याला करावा, 
आणि न्यायाधीशांच्या अनुमतानें त्यानें तो भरावा; 
२३ पंण दुसरी कांहीं इजा झाल्यास जिवाबद्दल जीव, 
२४ डोळ्याबंद्दल डोळा, दांताबद्दल दांत, हाताबद्दल हात, 
पायाबद्दल पाय, २५ डागण्याबद्दल डागणें, जखमेबद्दल 
जखम, फटक्याबद्दल फटका, असा बदला घ्यावा. 

२६ जर कोणीं प्रहार करून आपल्या दासाचा 
अथवा दासीचा डोळा फोडिला तर तो डोळा गेल्यामुळें 
. त्याने त्याला दास्यमुक्त करावें; २७ आणि जर कोणी 
प्रहार करून आपल्या दासाचा अथवा दासीचा दांत | चार मेंढरे द्यावी. २ चोर घर ५:डीते असतां 
पाडून टाकिला तरं तो दांत गेल्यामुळें त्यानें त्याला | सांपडला व तो ठार : मरेल असा त्याला मार बसला 
दास्यमुक्त करावें. तर. त्याच्या खुनाचा गुन्हा कोणास लागावयाचा नाहीं; 

२८ एकाद्या बैलाने कोणा पुरुषास अथवा ख्रीस । ३ पण तो चोरी करीत असतां सूरयौदय झाला तर 
इुंदहन जिवे मारिले तर त्या बैलास दगडमार करून | मारणार्‍्याला खुनाचा दोष लागेल: चोराने नुकसान 
जिवें मारावें, व त्याचें मांस कोणीं खाऊं नये: गुराच्या । भरून द्यावे; तो कंगाल असल्यास चोरीच्या भरपाई- 
धन्याला मांत्र सोडून द्यावे. २५ तथापि त्या बैलाला | साठीं त्याची विक्की करावी. ४ चोरलेला बेल, गाढव, 
हुंदडण्याची संवयच असली आणि त्याच्या धन्याला । मेंढरू वगैरे. चोराच्या हातीं जिवंत सांपडल तर त्यानें 
त्याबद्दद सूचना केली असूनहि त्याने त्याला बांधून | एकेकाबद्दल दोन दोन द्यावी. 
ठेविले नाहीं, आणि तदनंतर त्या बैलाने कोणा पुरुषास | '५ . कोणीं दुसर्‍याचे शेत अथवा द्राक्षमळा 
अथवा ल्रीस मारून टाकिलें तर त्यास दगडमार करावा । खावविला, म्हणजे आपलं जनावर मोकळे सोडिले, 
आणि त्याच्या धरन्यास* जिवें मारावे. ३० त्याच्या । आणि त्यानें दुसऱ्याचे जेत खाले तर आपल्या 
जिवाबद्ददह खंड मागितल्यास त्यानें आपला प्राण | जेतांतील आणि आपल्या द्राक्षमळ्यांतील उत्तमोत्तम 
बचाविण्यासाठीं जो कांही खंड मागितला असेल तो । उपज देठ?” त्याचें नुकसान त्याने भरून द्यावें. 
द्याबा. ३१ बैलाने एकाद्याच्या पुन्नाला किंवा कन्येला। ६ आग भडकून काटेकुटे पेटले आणि त्यामुळें 
हंदहून मारिले तरीहि हाच न्याय त्याला. लागू करावा. | धान्याच्या सुद्धा, उभें पीक अथवा शेत जळून गेलें 
३२ जर बैलाने कोणाच्या दासाला किंवा दासीला हुंदहून । तर ज्यानें आग पेटविली असेल त्यानें नुकसान भरून 
मारिळें तर त्या बेलाच्या धन्यानें त्यांच्या धन्याला तीस । दिलेंच पाहिजे. 
झेकेल रुपें द्यावें आणि त्या बैलास दगढमार करावा. ७ कोणीं शेजाऱ्यापा्शी पेका किंवा कांहीं जिन्नस 

दरे 


४३ कोणा मनुष्याने बुजलेला खाडा उकरिला किंवा 
नवा खाडा खणिला आणि त्यावर .झांकण न घातल्या- 
मुळें त्यांत कोणाचा बेळ. अथवा गाढब पडला, 
३४ तर खाढ्याच्या मालकाने झालेली हानि: भरून द्यावी, 
जनावराच्या धन्यास त्याचें. मोल द्यावें आणि मेलेले 
जनावर. खाढ्याच्या मालकाचे व्हावें. 

३५ एकाद्याच्या बैलाने दुसऱ्याच्या बैलास दुखापत 
करून मारून टाकिले तर जिवंत. राहिलेला बैल .बिकून 
त्याचा पैका दोघां मालकांनी सारखा वांटून घ्यावा; 
मेळेला बैलहि वांदून घ्यावा; ३६ पण बेल पूर्वीपासून 
मारका आहे हें ठाऊक असून धन्यानें त्यास बांधून 
ठेविळें नाहीं तर त्यानें बेलाबद्दह बैल द्यावा आणि 
मेलेला बैल त्याचा व्हावा. 


१ एकाद्या. मनुष्याने बैल अथवा मेंढरूं 
२२९ चोरून तें कापिळं किंवा विकून टाकिले तर 
त्यानें बैलाबद्दह पांच बेल आणि मेंढराबद्दळ 


झअ० २२४७-३३ :.: 


निगम 





ठेवावयास दिला आणि. त्याच्या धरून तो चोरीस | कोणा पुरुषाने तिजशी गमन केलें तर त्यानें देज 


गेला, तर चोर सांपडल्यास त्याच्या. दुप्पट - बदला 
चोराने द्यावा; ८ पण चोर न सांपडला तर धराच्या 
मालकास देवासमोरे ' - घेऊन: : जावें; म्हणजे त्यानें 
आपल्या शेजाऱ्याच्या : मालमत्तेस स्बलः . हात लाविला 
किंवा नाहीं याचा निर्णय. होईल.. ९ कारण कोणत्याहि 


प्रकारची :आगळीक 'घडली, . मग ती बैल, गाढव, 


मेंदकू, वंस्न,- '!थवा * कोणतीहि ग्रमावलेली वस्तु 
हिच्यासंबंधाची असो, तर ती. माझी आहे अशी कोणीं 
केल्यास दोषांचे : प्रकरण देवासमोरे यावें व 
ज्यास. देवे. दोषी ठरवील त्यानं आपल्या शोेजाऱवास 
तिच्याबद्दल दुप्पट बदला द्यावा । 

१० कोणीं दुसऱयापा्शी गाढवं, बैल, मेंढल॑ अथवा 
दुसरें कोणतेंहि जनावर .राखणीस ठेविलें आणि जर 
तें भेठें अथवा. त्यास कांही इजा. झाली किंबा कोणीं 
तें कोगाच्या दृष्टीस न पडतां हाकून नेलें; .:-4१ तर 
त्या दोघांच्या दरम्यान परमेश्वराची आणभाक' : होऊन 


आपण दुसऱ्याच्या बस्तूस.. हात लाविला 'नाहीं असें 


राखभाऱ्यानें म्हटल्यास . त्या वल्ततूच्या मालकाने तें- खरें 
मानावे; . मग त्याला भरपाई . करून द्यावी लागणार 
नाहीं. १२ . त्याजपासून, तें वास्तविक चोरीस गेलें 
असलं तर त्यानें मालकाची भरपाई करावी. १३ तें 
जनावर जर कोणीं फाडून टाकिले असलें तर त्याने तें 
पुराव्यादाखल आणावं; .त्याला भरपाई करून द्यावी 
लागणार नाहीं. 

१४  कोगीं . आपल्या - हेंजार्‍्यापासून . कोणतेंहि 
जनावर मागून - घेतलें असून त्याचा धनी बरोबर नसतां 
त्यास दुखापत. झाली अथवा तें. मरूम गेलें तर त्यानें 

. त्या धन्याला त्याची भरपाई अवऱ्य करून दिली पाहिजे; 
१५ पण त्याचा, धनी बरोबर असला तर त्याची भर- 
पाहे करावी. लागणार नाहीं; ते भाड्याने घेते असलें 
तर त्याचें नुकसान भाज्यांतच आलेळें असते... :* 

१६ अबफ्दान झालें नाहीं अशा कुमारीस फुसल्वून 

१ अथवा : न्यायाधीशांसमोर, २ अथवा: न्याया- 


देऊन तिजशीं विवाह करावा; १७ पण तिचा बाप 
विला देण्यास मुळींच राजी नसला तर कुमरीबद्दल 
देज देण्याच्या वहिवाटीप्रमाणें त्या पुरुषाने पैसा 
तोलून द्यावा. 

१८ चेटकिणीस जिवंत ठेवू नये. 

१५ पक्छुगमन करणाऱ्यास अवश्य जिवें मारावें. 

२० जो कोर्णी परमेश्वरास सोडून इतर कोणत्याहि 
देवतास बलि अर्पील त्याचा अगदीं संहार करावा. 
२१ कोणा उपऱ्यास छळूं नको किंवा त्याजवर जुलूम 
करूं नको, कारण मिसर देशांत तुम्हीहि उपरी होतां. 
२२ कोणा विधवेस किंवा पोरक्यास गांजूं नका. 
२२३ तुम्हीं त्यांस कोणत्याहि प्रकारे गांजिळे आणि 
त्यांनी मजकडे गिल्ला केला तर मी त्यांचें गाऱ्हाणे 
ऐकेनच ऐकेन; २४ आणि मग भाझा राग भडकून 


.मी तरवारीने तुमचा संहार करीन; तुमच्या ख्रिया 


बिधवा व तुमचीं बालंकें पोरकीं होतील, 

२५ तुझ्याजवळ .राहणाऱ्या माझ्या लोकांपैकी कोणी 
केंगाल असला व तू त्यास पैसे उसने दिले तर तूं 
त्याजशीं सावकाराप्रमाणे वागू नको व त्याजपासून 
व्याज घेऊं नको. २६ तूं आपल्या शेजाऱ्याचें पांघरूण 
गंहाण ठेवून घेतळें तर सूयोस्त होण्यापूर्वी त्याचें त्याला 
परत ' दे; २७ कारण त्याचें तें एकच पांघरूण असून 


त्याचें अंग झांकण्यास तेवढेंच असणार; तर तो काय 


पांघरून निजेल £ त्यानें मजकडे गाऱ्हाणे केळं तर मी 
त्याचें ऐकेन, कारण मी कह्णामय आहें. । 
२८ तू देवास दूषण देऊ नको व आपल्या लोक- 
नियंत्याला शिव्याशाप देऊ मको. २९ आपल्या 
शेताचा उपज व आपल्या फळांचे रस यांवून कांही 
मठा आर्पिण्यांची हयगय करूं नको. तू. आपल्या पुत्रा 
पैकी प्रथम जन्मलेला मठा द्यावा. २० तसेंच बेल ब मेंढरे 
यांचेहि प्रथमवत्स मला द्यावे; सात दिवसपर्यंत त्या 
वत्सानें आपल्या आईबरोबर असावे; आठव्या. दिवशीं 
तूं तो मत्त्र द्यावा. ३१ तुम्ही माझे पवित्र लोकं आहां 
१ अथवा: न्यायाधीशां. 1111111 


टश 





न 0 त रानांत फाहून टाकिलेल्या पश्वःचें मांस तुम्हीं 
खाऊं नये; तें कुत्र्यांस घालावें 
१ स्वॉटी अफवा उठवूं नको; अपराष्याच्या 
२३ हातांत हात धाळन दोही साक्षी होऊं नको. 
२ दुष्कर्म करण्यास प्रवृत्त होणाऱ्या बहुजन- 
समाजास अनुसरू नको आणि बहुजनसमाजास अनु- 
सरून एकाद्या सुकदम्यांत विपरीत न्याय व्हावयासाठीं 
साक्षी देऊं नको; ३ गरिबांचा दावा असला तरी 
त्याचा पक्ष घेऊं नको. 

४ आपल्या शत्रूचा बैळ अथवा गाढव मोकार 
फिरतांना तूं पाहिला तर त्यास अवश्य वळवून 
त्याजकडे पोंचता कर्‌. ५ तू. आपल्या वैर्‍्याचा गाढव 
बोजाच्या भाराखालीं दबलेला पाहिला तर त्याला 
उठविण्याचें त्या एकठ्यावर टाकून जाऊं नको, तर 
त्याला साहाय्य करून त्याची अवश्य सुटका कर. 

९ तुझ्या लोकांपैकी जो कंगांल असेल त्याच्या 
सुकद्म्याचा निवाडा विपरीत करू नको. ७ खोट्या 
* मुकदम्यापासून दूरं राहा; निरपराधी व धार्मिक यांचा 
वध करूं नको, कारण दुष्टास मी निर्दोष ठरविणार 
नाहीं. ८ लांच घेऊं नकी, कारण लांच डोळसांस 
अंध बनविते आणि 'धार्मिकांच्या म्हणण्याचा विषयीस 
करिते. ९. कोणा उपऱ्यावर जुलूम करू नको, कारणं 
त्याची मनोभावना कशी असते हा तुम्हांस अनुभव 
आहे; कारण तुम्हीहि मिसर देशांत उपरी होतां न 

१० सहा वर्षे आपली भूमि पेर आणि तिचें उत्पन्न 
सांठीव; ११ पण सातव्या वर्षी तिला विसावा मिळून 
ती पडीत राहूं दे, म्हणजे तुझ्या लोकांपैकी कंगाल 
असतील ते तींत उगवलेळें खातील ब त्यांनीं खाऊन 
जें उरेल तें वनपद्यु खातील. तुझे दराक्षमळे व 
जेतूनवर्ने यांविषयींहि तसेंच कर. १२ सहा दिवस तूं 
'आपला उद्योग कर व सातव्या दिवशीं विश्रांति घे, 
म्हणजे तुझे बैल आणि गाढव यांस विसावा मिळेल 
आणि तुझ्या दासींची संतति आणि विदेशी यांचा 
जीव ताजातवाना होईल, १३ मीं जे कांहीं तुम्हांस 


सांगितले आहे. त्या सगळ्याविषयीं सावध राहा; इतर । 


अ० २९२९५३११-२९३२४ 


देवांचे नांव देखील घेऊं नका, त्याचा नामोचारहिं 
तुमच्या सुखांतून ऐकू न यावा ४. > 

१४ वर्षांतून तीनदा तू मजतप्रीत्यर्य मेळा भरवून 
सेण कर. १५ बेखमीर भाकरीचा सण पाळ; त्या सणात 
माझ्या आज्ञेप्रमाणे अबीब. महिन्यांतील' नेमिठेल्या' समयीं 
सांत दिवस तूं बेखमीर भाकरी खा, कारण त्याच महिन्यांत 
तूं झिरर देशांतून बाहेर निघालास; कोणीं रिक्तहस्तें 
माझ्या दर्शनास येऊं नये; १६ शेतांत पेरिलेल्या धान्याचे 
पहिलें पीक तयार होईल तेव्हां तूं कापणीचा सण पाळ 
आणि वर्षअखेर तूं आपल्या होतांतील श्रमफलाचा संग्रह 
करिशील तेव्हां संग्रहाचा सण पाळ. १७ वर्षांतून तीनदा 
तुझ्यांतल्या सवे पुरुषांनी परमेश्वर देवाचें दर्शन घ्यावें 

१८ माझ्या यज्ञपशवचें रक्त खमिराच्या भाकरीबरोबर . 
अर्पू नये; आणि मजप्रीत्यर्थ केलेल्या उत्सवांतील वर्षां 
सकाळपर्यंत राहू देऊं नये. १९ आपल्या भूमीच्या प्रथम 
उत्पन्नांतील पहिला भाग आपला देव परमेश्वर याच्या 
मंदिरांत तूं आणावा. कोकरू त्याच्या आईच्या दुधांत 
श्षिजवूं नये. 

२० पाहा, मी एक वूत तुझ्यापुढे पाठवीत 
आहें, तो वाटेने तुझें संरक्षण करील आणि जें स्थान 
मीं तयार केलें आहे तेथें तुला पोंचवील. २१ त्याच्या- 
समोर तुम्ही सावधगिरीने राहून त्याचें सांगणें माना; 
त्याची 'अवड्डा कॅरू नका; कारण तों तुमचा अपराध 
माफ .करणारं नाहीं; ' त्याच्या ठायी माझें. नाम आहे. 
२२ तथापि तूं खरोखर त्याचें म्हणणें ऐकशील व मी 
सांगतों ते सगळें करिशीळ तर मी तुझ्या शत्रूंचा शत्रु, 
तुझ्या विरोध्यांचा विरोधी होईन. २३ माझा वूत 
तुझ्यापुढे चालून तुला अमोरी, हित्ती, परिजी, 
कनानी, हिव्वी व यबूसी लोकांकडे नेईल आणि मी 
त्यांचा उच्छेद करीन. २४ त्यांच्या देवांस तूं. नमन 
करूं नये, त्यांची उपासना करूं नये आणि त्यांच्या- 
सारखीं. कर्मे करू नये, तर त्यांचा अगदी विध्वंस 
करावां आणि त्यांच्या स्तंभांचे तुकडे तुकडे करावे. 

१ निगेमं ५: ५ पाहा. 

२ म्हणजे मेद किंवा चरबी. 





<५ 


अ० २९३:२५-२४:१८ 





_ आपल देव परमेश्वर याची उपासना करावी 
म्हणजे तो तुझ्या अन्नपाण्यास बरकत देहे आणि तुझ्या 
तली रोगराडें दूर करील. २६ तुझ्या देह्यांत कोणाचा 
गर्भपात होणार नाहीं. किंबा कोणी वांझ असणार नाहीं 
आणि मी तुला पुरें आयुष्य देईन. २७ ज्या ज्या लोकांत 
तूं. जासील त्यांस मी आधींच आपली दहशत. घाळून 
घाबरे करीन आणि तुझे सर्व दाण तुला पाठ 
दाखबिंतील असें करीन. २८ मी तुझ्यापुढे गांधील- 
माशा पाठवीन; त्या हिन्वी, कनानी, आणि हित्ती 
यांस तुझ्यापुहून पळावयास लावितील. २९ भी त्या 
सर्वांस एका वर्षांच्या अवधींतच घालवून देणार नाहीं 
तसें केल्यास देहा उजाड होईल आणि वनपशु फार 
होऊन तुला उपद्रव देतील, ३० तुझी त्रद्धि होऊन तू. 
“ देशाचा तावा घेई तोंवर मी. हळूहळू  तुझ्यापुढन 
त्यांस घालवीन. २१ तांबल्या ससुद्रापासून ते 
पलिष्टयांच्या समुद्रापर्यंत आणि रानापासून ते 
नदापर्यंत तुझ्या देशाची मी सरहद्द करीन; त्या देह्यांतील 
लोक तुझ्या काबूत आणीन व तू त्यांस आपल्या 
पुढून हाकून-दक्षील २३२ तूं त्यांच्याशीं किंवा त्यांच्या 
देवांशीं कांही, करार करूं नंको. ३३ ते. तुझ्या देशांत 
राहतां माना नयेत; राहिल्यास ते तुला मजविरुद्ध पाप 
करावयास लावितील; कारण तू त्यांच्या देवांची 
उपासना करिक्षील व त तुला खात्रीनें पाझासारखे होतील 
:. १ हग तो मोस म्हणाला, तूं.,. अहरोन, 
२४ नादाब, अनोहू आणि इल्लाएलांच्या .. बडिलां. 
पैकीं सत्तर जण असे मिळून परमेश्रराकडे वर 
चढून ;येऊन त्याला दुखून दंडवत घाला; २ एकट्या 
मोझानें. मात्र . परमेश्वरासमीप. यावें; बाकीच्यांनी 
समीप येऊं नये. इतर लोकांनीं तर त्याच्याबरोबर 
चढून वर येऊंहि नये. ३ . मग मोझार्ने लोकांपाशीं 
जाऊन परमेश्वराची सवे वचने आणि “सर्व . नियम 
त्यांस सांगितळे, तेव्हां सर्वे लोक एकस्वराने म्हणाळे 
कीं जीं वचनें परमेश्वराने सांगितलीं. त्या. सगळ्यां. 
प्रमाणे आम्ही वतू.. ४ मोशानें . परमेश्वराची सर्व वचने 
लिहून काढिली आणि अगदीं झहाटेस उठून पर्वताच्या 











तळाशी एक वेदी आणि इल्लाएलाच्या बारा वंशञांप्रमाणें 
बारा. स्तंभ उभारिळे. ५ त्यानें इस्लाएल लोकांपैकी 
कांहीं तरुणांना. पाठविलें, त्यांनी परमेश्वराला होमबठि. 
आणि बैलांची शांत्यपेणें आर्पिली. ६ मोशानें अर्धे 
रक्त. घेऊन कटोऱर्‍्यांत ठेविलळ॑ आणि अधे वेदीवर 
शिंपडिठें. . ७ मग. त्यानें कराराचे पुस्तक घेऊन 
लोकांस . वाचून दाखविलें; ते ऐकून ते म्हणाले, जें 

परमेश्वराने सांगितले आहे ते सवे आम्ही करू 
आणि - त्याच्या आज्ञेत. राहू. ८. मोदयानें रक्त घेऊन 
लोकावर शिंपडिळें आणि म्हटळें कीं पाहा, परमे-. 
श्रराने ह्या सर्व आज्ञांच्या शर्तीवर तुम्हांशी ओ 
करार केला आहे. त्याचं हॅ रक्त होय. ९ मग मोशे, 
अहरोन, नादाब, अबीहू आणि इल्लाएलांपैकीं सत्तर 
वडील वर वहून गेले; १० त्यांनी इल्लाएलाच्या 
देवाचें दर्शन घेतलें; त्याच्या चरणतली नीलमधण्यांच्या 
चबुतर्‍्यासारखें कांडी आहेसें दिसे, आणि ठे. आकाशा 
प्रमाणें स्वच्छ होते. ११ इस्लाएल लोकांच्या सरदारां- 
बर त्यानें हात उगारिला नाहीं; त्यांनी परमेश्वराचे 
दशन घेतें आणि स्ाण्यापिण्याचा समारंभ केला. 

१२ मंग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, पंवेतावर 
चढून माझ्यापाशी ये व तेर्थे राहा; मी तुला दगडी 
पाग्या आणि लोकरशिक्षणार्थ स्वलिस्वित नियम व आज्ञा 
देतों. १३ मोझे व त्याचा सेवक यहोवा हे. देवाच्या 
पवेतावर चढून गेले. १४ मोशे वडिलांस म्हणाला, 
आम्ही तुम्हांकडे परत येईपर्यंत तुम्ही येथें 
आमची वाट पाहत. राहा; पाहा, अहरोन व हुर हे 
तुम्हांबरोबर . आहेत; कोणाचें कांहीं प्रकरण असलें 
तर तें त्यानें त्यांजकडे न्यावे. १५ मोशे पवंतावर 
चद्न गेला आणि भेघाने पर्वत व्यापून टाकिला. 
१६ परमेश्वराचे तेज सीनाय पवेत्ठावर राहिलें आणि 
मेघाने सहा दिवस .तो झांकून टाकिळा आणि सातव्या 
दिवशी” मेघांतून परमेश्वराने. मोशाला हाक मारिली. 
१७ परमेश्वराचे. तेज गिरिश्षिखरी घगधगणाऱ्या 
अमीप्रमाणें. इद्लाएह लोकांच्या दृष्टीस पढें. 


१८ या: प्रकारें. मोशे मेघांत. प्रवेश करून एवतावर 


८६ जर 





_ मोझे. पर्वतावर चाळीस दिवस व॒ चाळीस 
रात्रीहोता. .. . 

- __ १ परमेश्वर मोझाला म्हणाला : २ इखाएल 
२२९९ लोकांस असें सांग कीं त्यांनीं मजप्रीत्यचं अर्पण 
आणावे; जे कोणी . मनापासून अपण कू 
इन्छितीळ त्या सर्वांचे अर्पण स्वीकारावे. २ ज्या 
बस्तूंची अपणें. त्यांच्यापासून. स्वीकारावयाचीं त्या ह्या :- 
सोनें, चांदी, पितळ; ४. निळ्या, जांभळ्या. आणि 
किरमिजी रंगाचे सूत व तलम सणाचे कांपड, बकर्‍यांचे 
केस, ५. लाल रंगविलेली मेंढ्यांची कातडी, तहशाचीं 
: कातडी; बाभळीचे लाकूड: ६ दिव्यांचे तेल, अभि- 
बेकाच्या तेलासाठी आणि सुगंधी धुपासाटीं मसाले; 
७ एफोदे व उरपट यांत खचण्यासाठी गोग्ेद मणी 
आणि इतर रत्ने. .८.माझा त्यांच्यामध्यें निवास व्हावा 
म्हणून त्यांनी माझ्यासाठी एक पवित्रस्थान करावें. 
« निवासमंडपाचा व त्यांतील सगळ्या साहित्याचा नसुना 
तुळा दाखवितीं त्या सगुळ्याप्रमाणें तुम्ही तें करावें 
१० बाभळीच्या लाकडांचा एक कोश बनवावा. 
त्याची लांबी अडीच हात, रुंदी दीड हात ब उंची दीड 
हात असावी. ११ तो आंतूनबाहेरून शद्ध सोन्याने 


मढवावा आणि कोशावर,. सभोवती सोन्याचा कंगोरा | 


' करावा: १२ आणि त्याच्या चारी पायास लावण्यासाठी 


दसऱ्या बोजस दोन.. अशा. लावाव्या; 
" बाझळीच्या ळाकडाजे . दांडे करून तेहि . सोन्याने 
महवाव. 
त्याच्या दोहों. बाजंच्या कष्थांत घालावे. १५ हे दांडे 
कोळ्याच्या कब्यांत राहावे; त्यांतून ते नयेत. 
१६ आणि जो आज्ञापट मी तुला देईन तोहि त्या 
कोझांत ठेवावा. $७ आणणि शुद्ध सोन्याचे 
खन बनवावे; त्यांची लांबी अडीच हात 
;_ १८ ओणि. सोनें घडवून दोन करूब 





' कर; - दयासनाच्या दोन्ही. बाजूंस ते कर. 


१४. तो. कोश उंचलावयासाठीं हे दांडे. 


अ० २४:१८-२५:३३ 





१९ एक . 
करूष एका बाजूस व दुसरा. करूब दुसर्‍या बाजूस 
हे करूब दयासनाशी अखंड ठेवून. दोहो 


- बाजस करावे. २० त्या करूवांचे पैख असे पसरलेछे 


असावे कीं त्यांनीं. तें. दयासन झांकावे आणि त्यांचीं 
मुखर समोरासमोर असून त्यांची -दृष्टिं दयासनाकडे 
लागलेडी. असावी. २१ दयासने कोशावर लावावें 
आणि जो. आहापट :मी तुला देईन तो त्या. कोश्यांत 
ठेवावा. २२ तेथे तुला मी भेट देत जाईन; आणि 
इस्लाएल लोकांसाठी .ज्या कांहीं गोष्टींसंबंघानें मी. तु . 
आह्ञा देंणार.. आहें त्या सर्वाविषयी मी दयासनावरून 
आणि त्या. आज्ञापटाच्या कोशावर असलेल्या दोन्ही 
करूबांमधून तुजशी बोलतं जाईन. उ 

२३ तसेंच बाभळीच्या लाकडाचे एक मेज बनीब; 
त्याची लांबी दोन हात, रेदी एक हात ब उंची 
दीड. हात असावी. २४ ते शुद्ध सोन्याने मढवून 


'त्याच्या. सभोवार: सोन्याचा कंगोरा करावा, २५ आणि 


त्याच्यासाठी चार बोटें रंदीची एक प्राळं करून तिच्या- 
सभोवार . सोन्यांचा कंगोरा करावा. . २६ सोन्याच्या 


' वार कढ्या. करून त्याच्या चारी पायांवरल्या चार 


कोपऱ्यांला लावाव्या. २७ ह्या कड्या पाळीच्या रुगत 
अंसाब्या; - मेज. उचलण्यासाठी त्यांत दांडे घालावे. 
२८ हे मेज. उचलवयाचे दांडे बाभळीच्या लाकडाचे 


आणि | करून सोन्याने मढवावे; २९ आणि त्यावरची. तबके, 


धुपाटणीं, सुरया आणि पेयापेणाचे '्याळे हीं सवे शुद 
सोन्याचीं करावीं; ३० आणि . मेजावर. माझ्यापुढे 
समर्पित केळेली भाकर नित्य ठेवावी. 

.. ३१ आणि अखुद्ध सोन्याचा एक दीपत्रक्ष बनवावा, 
हा दीपंत्रृक्ष, त्याची बैठक, त्याचा दांडा, त्याच्या वाट्या, 
त्याचीं वोंडें व त्याची फुलें हीं सर्वे सोन्याच्या एकाच 


अखंड तुकड्याची घडवावी; ३२ या. दीपत्रक्षाच्या सही 


झाखा असाव्या; त्यांच्या एका बाजूस तीन शाखा ब 
दुसऱ्या बाजूस तीन शाखा असाव्या; :.२३ एका बाजूच्या 
पतयेक : शाखेला बदामाच्या . फुलंसारख्या तीनतीन : 


८ 


:| वाट्या बोंडांफुलांसह असाव्या; आणि दुसऱ्या बाजूच्या 


अ० २'१:२२-२९५५२२. 


निर्गम 





याच्या जोडीच्या प्रत्येक शाखेलाहि बदामाच्या फुलां- 
पारख्या तीनतीन वाय्या . बोंडांफुलांसह असाव्या; 
दीपत्रेक्षांतन निघालेल्या सहा झाखांची रचना अक्षीच 
असावी; ३४ आणि .दीपबृक्षाच्या दांडीला बदामाच्या 
ह्र्लांसारख्या. बोंडांफुलांसह. चार. वाठ्या असाव्या; 
३५ आणि दीपवरक्षांतून निघणाऱ्या सहा. शाखॉस दोन- 
शेन शाखांच्या खालीं एकएक बोंड असून तीं त्याशी 
अखंड जोडावी. ३६ त्याचीं बोर्डे व त्याच्या ज्ञाखा हीं 
पवे त्याशी अखंड जोडावी; तो सबंध. दीपद्रक्ष शुद्ध 
प्तोन्याचा . एकच तुकडा ठोकून घडबावा. ३७ आणि 
घयाच्यासाठीं सात दिवे कहून त्याच्यावर ठेवावे म्हणजे 
शीपवृक्षाच्या पुढल्या बाजूस त्यांचा प्रक्राश पडेल. 
३८ त्याचे चिमटे आणि . गुलदाने हीं सर्वे. शुद 
प्लोन्याची करावी. ३९ या सर्व उपकरणांसहित 
हा दीपतृक्ष एक किक्कारे खुद्द सोन्याचा . करावा; 
४० आणिं पर्वतावर तुला दाखविलेल्या नभुन्याप्रमाणें 
ह्या सर्वे वस्तु बनविण्याची तूं सावधगिरी ठेव. 
१ निवासमंडपॉसांठीं दहा पडदे करावे; ते 

२८ कातलेल्या तलम सणाच्या - कापडाचे . आणि 
:___ निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी स्गांच्या सुताचे 
तेथार करावे व त्यांत मोठ्या चतुर .-कारागिराकडून 
करूब . काढवाते. .२ एकेका पडद्याची लांबी अक्रावीस 
हात आणि : रुंदी. चार . हात असावी; ते सवे पडदे 
एकाचं मापाचे. असावे. ३ त्यांतले पांच पडदे एक- 
मेक्रांशीं जोडिलेले असाजे व दुसरे पांच  पंडदे एक- 
मेकांशीं : जोडिलेले. असावे. ४ जेथें एक पडदा ओडिला 
जाईल तेथें किनारीवर निळ्या सुताची बिरडीं. कर; 
तसेंख : दुसऱ्या . पडद्यावरील. किनारीवरहि तशींच 
बिरडीं कर. ५ एका. पडद्याला पन्नास बिरडीं. कर 
आणि दुसर्‍या पडद्याच्या किनारीला पन्नास बिरडीं 
कर. हीं बिरडीं समोरासमोर . असात्री. ६ तसेंच 
सोन्याचे पन्नास आंकडे बनवावे आणि या ., आंकड्यांनीं 
पडदे अशा प्रकारें जोडावे. कीं . सदे मिळून निवासमंडप 
अखंड दिसेल 

- १ सुमारे शंभर रत्तळ 





८ 


७. निवासमंडपावर तंबू असावा म्हणून बकऱ्याच्या 
केसांचे पडदे करावे: हे पडदे अकरा असावे. ८ एकेका 
पडद्याची लांबी. तीस हात व रंदी चार हात असावी; हे 
अकरा पडदे एकाच मापाचे असावे. ९ पांच पडदे वेगळे 
आणि सहा पडदे वेगळे जोडावे; सहावा पडदा तंबूच्या 
'पुढल्या बाजूस दुमडावा. १० जोहून केलेल्या एका 
*कनातोच्या बाहेरील शेवटच्या पडद्याच्या किनारीवर 
पन्नास बिरडीं करावीं; तशींच कनातीच्या दुसऱ्या 
पडद्याच्या किनारीवरहि पन्नास बिरडीं करावी 
११. आणि पितळेच पन्नास आंकडे करावे, आणि ते 
बिरब्धांत धालून तंबू असा जोडावा कीं तो सवे 
अखंड दिसेल. १२ तंबूच्या . पडद्यांचा लोंबत राहिलेला 
भाग म्हणजे उरलेला अर्धा पडदा निघासमंडपाच्या 
मागल्या बाजूस लोंबता सोडावा; १३ आणि तंबूचे 
पडदे लांबीकडून हातभर ह्या बाजूस व हातभर त्या 
बाजूस असे निवासमंडप झांकण्यासाठीं त्याच्या दोहों 
बाजूंस लोंबते ठेवावे. १४ तंबूसाठीं तांबडा रंग 
दिलेल्या मेंढ्यांच्या. कातख्याचें एक आच्छादन आणि 
त्यावर तहशाच्या कातड्याचे एक आच्छादन करावें. 

१५ मंग निवासमंडपास' उभ्या लावण्यासाठी 
बाभळीच्या . लाकडाच्या फळ्या कराव्या. . १६ प्रत्येक 
फळीची. लांबी दहा हात व रुंदी दीड हात असावी. 
१ऊ प्रत्येक फळी दुसरीशीं जोडावी म्हणून. तिल दोनदोन 
कुसें असावीं; निवासमंडपाच्या सवे फळ्या अशाच कराव्या. 
१८ निवासमंडपासाठीं ज्या फळ्या तूं करिजझील 
त्यांपैकी वीस फळ्या दक्षिण बाजूसाठीं असाव्या. १९ या 
वीस कळ्यांच्या खालीं लावण्यासाठी चांदीच्या चाळीस 
खुर्च्या बनवाव्या म्हणजे एकेका फळीच्या खालीं कुसां- 
साठीं दोनदोन खुर्च्या; २० त्याप्रमार्णे निवासमंडपाच्या 
दुसऱया म्हणजे उत्तर बाजूसाठी वबौस फळ्या कराव्या; 
२१. त्यांसाठी च्रांदीच्या. चाळीस खुरच्या .. बनबाव्या 
म्हणजे -एकेका फळीच्या. खालीं दोन दोन. खुरच्या, 
२२ निवासमंडपाच्या भागल्या म्हणजे पब्थिम बाजसाठीं 
सहा. फळ्या. कराव्या; २३ आणि मागल्या बाजूस 
निवासमंडपाच्या कोपर्‍यासाठीं दोन फळ्या कराव्या. 
बट 


निगेम 


अर ५६:५२४-५७१७ 





२४ ह्या फळ्या . खालपासून दोनदोन असून त्या 
दोन्ही वरंच्या भागी एकेका कडीर्ने जुळवाव्या, व 
दोन्ही फळ्या अझाच असाव्या; दोन्ही कोपऱ्यांसाठीं 
अदला फळय़ा असाव्या. २५ आठ फळ्या व त्यांना 
चांदीच्या सोळा खुरच्या असाव्या, अर्थात्‌ एकेका 
फळीच्या खालीं दोनदोन खुर्च्या असाव्या; २६ आणि 
बाभळीच्या लाकडाचे अडसर तयार करावे; निवासमंडपाच्या 
एका . बाजूच्या फळ्यांसाठीं पांच, २७ आणि दुसऱ्या 
बाजूच्या फळ्यांसाठीं पांच आणि त्याच्या पश्चिमेस म्हणजे 
मागल्या . बाजूसाठीं पांच अडसर बनवावे. २८ आणि 
फळ्यांच्या मध्यभागीं लावावयाचा मधला अडसर 
तंबूच्या एका शेवटापासून दुसर्‍या शेवटापर्यंत पोंचेल 
असा असावा. २९ त्या फल्या सोन्याने मढवाव्या 
आणि अडसर लावण्याच्या कह्या सोन्याच्या बनवाव्या, 
, आणि अडसरहि सोन्याने मढवावे. ३० मीं तुला पर्वता- 
वर दाखविल्याप्रमाणे निवासमंडप उभारावा. 

३१ तसेंच निळ्या, जांभळ्या आणि किरमिजी रंगांच्या 
व॒ कातलेल्या तलम. सणाच्या ' सुताचा एक अंतरपट 
बनवावा व त्यावर चतुर कारागिराकहून करूब काढवावे; 
: ३२ हा पट सोन्याने मढविलेल्या बाभळीच्या लाकडाच्या 
चांर खांबांवर लटकवावा, त्याच्या आंकड्या सोन्याच्या 
असाव्या व ते खांब चांदीच्या चार खुरच्यांत उभे 
करावे. २२३ अंतरपट आंकड्यांखालीं लटकवून 
त्याच्याआड आंतल्या बाजूस आज्ञापटाचा कोश ठेवावा; 
हा अंतरपट पवित्रस्थान व परमपवित्रस्थांन हीं तुम्हां- 
करिता अलग करील. २३४ मग परमपवित्रस्थानांत 
आज्ञापटाच्या कोशावर दयासन ठेवावें. ३५ आणि 
त्या. अंतरपटाच्या बाहेर निवासंमंडपाच्या उत्तर बाजूस 
मेज ठेवावें व दक्षिण बाजूस मेजासमोर दीपवृक्ष 
ठेवावा; ३६ आणि तंबूच्या द्रवारासाठीं निळ्या, 
जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या व कांतलेल्या तलम 
सणाच्या सुताचा वेलबुद्रीदार पडदा बनवावा. ३७ या 
पडद्यासाठी बाभळीच्या लाकडाचे पांच खांब करावे 
आणि ते सोन्याने मढवावे; त्यांचे आंकडे सोन्याचे 
असावे आणि त्यांसाठी पितळेच्या पांच खुरच्या ओताव्या. 


१ बाभळीच्या लाकडाची पांच हात लांब 
२९७व पांच हात रंद अशी एक वेदी कर; ती 
- चौरस असून तिची उंची तीन हात असांवी. 
२ तितच्या चारी कोपर्‍्यांस चार अंगें बनवावी; हीं 
शुंगें तिच्या अंगचींच असावीं; ही वेदी पितळेनें 
मढवावी. ३ तिच्यांतील राख उचलून नेण्यासाठी पार्त्रे, 
त्याप्रमाणेच तिच्यासाठी पावडीं, कटोरे, कांटे आणि 
अभिपात्रें बनवावी; तिचीं सर्व पात्रें पितळेची असावीं. 
४ तिच्यासाठीं पितळेच्या जाळीची एक चाळण बनवावी 
व॒ तिला चारी कोपर्‍यांस पितळच्या चार कड्या 
लावाव्या. ५ ही चाळण वेदीच्या सभोवार कंगोऱ्याच्या 
खालीं अश्ली लावावी कीं ती वेदीच्या अध्या उंची- 
इतकी यावी. ६ बेदीसाठीं बाभळीच्या लाकडाचे दांडे 
कर व ते पितळेनें मढीव. ७ ते दांडे कथ्यांत 
घालावे म्हणजे जेव्हांजेव्हां वेदी. उचलली जाईल 
तेव्हांतेव्हा तिच्या दोहो बाजूस ते असतील. ८ वेदी 
मध्यें पोकळ ठेवून व बाजूंस फळ्या लावून बनवावी; 
पवेतावर तुला दाखविल्याप्रमाणे ती करावी. 

९ निवासमंडपाला अंगण कर; त्याच्या दक्षिण 
बाजूला कातलेल्या तलम सणाचे विणलेले पडदे मिळून 
त्यांची लांबी एका बाजूला शंभर हात असावी; 
१० त्यांना वीस खांब करावे आणि त्या खांबांना 
पितळेच्या वीस खुरच्या कराव्या; खांबांचे आंकडे 
आणि त्यांचीं बंधने. चांदीची करावीं. ११ त्याप्रमाणेच 
अंगणाच्या उत्तर बाजूसहि शंभर हात लांबीचे पडदे 
असावे; त्यांसहि वीस 'खांब असून त्यांस पितळेच्या 
वीस खुरच्या असाव्या आणि त्या खांबांचे आंकडे व 
बंधनें चांदीची असावीं. १२ अंगणाच्या रंदीकडील 
भागी म्हणजे पश्चिमेकडे पन्नास हात पडदे असावे; 
त्यांचे खांब दहा व खुरच्याहि दहा असाव्या; 
१३ पूर्वेच्या बाजूस अंगणाची रुंदी पन्नास हात असावी; 
१४ आणि अंगणाच्या द्वाराच्या एका बाजूस पंधरा 
हात पडदे असावे; त्यांचे खांब तीन व खुरच्या तीन 
असाव्या. १५ आणि द्वाराच्या दुसऱ्या बाजूस पंधरा 
हात पडदे असून त्यांसहि तीन खांब व तीन खुरच्या 


<९ 


अ० २७१५-२८:१७ 





असान्या. १६ अंगणाच्या द्वारासाठी एक पडदा 
बनवावा; तो निळ्या, जांभळ्या आणि : किरमिजी 
रंगांच्या .व कातलेल्या तलम सणाच्या सुताचा वेल- 
बुट्टीदार.. असावां; तो वीस हात असून त्याला. चार 
खांब व. चार खुरच्या असाव्या. १७ अंगणाच्या 
सभोवतालचे संव खांब चांदीच्या बेंधनांनीं जोडिलेले 
असावे; त्यांच आंकडे चांदीचे आणि खुरच्या पितळेच्या 
असाव्श. १८ अंगणाची लांबी शभर हात व रंदी 
सारखी पत्नास हात आणि त्याच्या कनातीची उंची 
यांच हात. असावी; त्याची कनात कातलेल्या तलम 
सणाच्या सुताची असून त्याच्या खांबाच्या खुरच्या 
पितळेच्य़ा. असाव्या. 


सवे मेखा पितळेच्या असाव्या. 


. २० तूं" इस्राएल लोकांस अज्ली आज्ञा कर कीं दोप 
नित्य. जळत . राहावा म्हणून त्यांनीं . दोपब्रक्षासाठीं 


जेतुनारचे कुटून काढिलेळें _ निर्मळ तेलं घेऊनं यावें. 
२३ आज्ञापटासमोर असणाऱ्या अंतरपटाबाहेर . दन- 
मंडपांत अहरोन व. त्याचे पुत्र यांनीं तो. दोपतृक्ष 
सांजपासून सकाळपर्यंत 


निरंतरचा ब्रिधरि होय. 


:"-) 7 १ तुझा भाऊ अहरोन यानें याजकाच्या : 
स्ट नात्यानं माझी सेवा करावी म्हणून त्यास व: 


न्याच्यावसेबर - त्याचे पुत्र नाद्राब, अबीहू, 


जवळ आण; २ आणि गौरव व शोभा व्हावयासाठीं 
तूं आपला भाऊ अहरोन याच्याकरितां पवित्र वस्रे कर: 
३ :आणि. जे बुद्धिमंत आहेत व ज्यांच्याठायी मीं 
कुद्ीची पूर्ण प्रेरणा केली आहे त्या सवास ते अह- 


रोनाची वळे तयार करण्याची आज्ञा दे; तेणेकरून 


तो. माझ्याप्रोत्य्थ याजकाचं कोम चालविण्यासाठी पवित्र 
होईल.. ४ त्यांनीं तयार करावयाची वस्रे हीं : उरपट, 
एफोद, झगा, बुद्रीदार अंगरखा, मेदील व कमरबंद; 
हीं. पवित्र. वर्ें.. तुझा भाऊ अहरोन व त्याचे पुत्र यांस 


१९ निवासमंडपांतील सगळें | 
उपकरणसाहित्य, त्याच्या सवै. मेखा, आणि अंगणाच्या । 


५ सहा 


परमेश्ररासमोर : उजळण्याची 
व्यवस्था ठेवावी: हा इस्लाएल . लोकांसाठी पिढ्यानपिढ्या : 





करावीं, अशासाठी कीं त्यानें . याजकाच्या . नात्याने 
माझी सेवा करावी. ५ त्यांनीं सोन्याचा जर आणि 
निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगांचे सूत व तलम 
सणाचे कापड घ्यावे. 

६ एफोद सोन्याच्या जराचें आणि निळ्या, 
जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या सुताचे व तलम 
सणाच्या. कापडाचे चतुर  कारागिराकडून तयार 
करवावे; ७ त्याच्या दोन खांदपट्या जोडिलेल्या 
असाव्या, ब त्याचीं दोन शेवटे. जोडावी; ८ एफोद. 
बांधण्यासाठी त्याजवर कुझालतेने विणिलेली पट्टी असते 
तिची बनावट त्याच्यासारखीच असून ती अखंड 
असावी; सोन्याच्या जराची व निळ्या, जांभळ्या व 
किरमिजी रंगांच्या सुताची आणि तलम सणाच्या 
कापडाची ती असावी. ९ मग दोन गोमेद रत्ने 
घेऊन त्यांवर इस्राएलाच्य़ा पुत्रांची नांवें कोरावी; 
१० त्यांच्या नांवांपैकीं सहा एका रत्नावर व बाकीची 
दुसऱ्या . रत्नावर त्यांच्या जन्मांच्या क्रमानें 
कोरवावी. ११ रत्नांवर खोदकाम करणाऱ्याच्या 
कसबानें मुद्रा खोदिली जाते त्याप्रमाणें त्या दोन्ही 
रत्नांवर इस्राएलाच्या पुत्रांची नांवे. खोदवावी 
आणि तीं सोन्याच्या जाळीदार कोंदणांत बसवावी. 
१२ तीं दोन्ही रत्नं एफोदाच्या दोन्ही खांदपद्रथांवर 
लावावी; तीं इस्लाएलपुत्रांची स्मारकरत्ने होत, म्हणजे 
अहरोन त्यांचीं नांवें परमेश्ररासमोर आपल्या. दोन्ही 


। खांद्यांवर स्मरणार्थ वागवील. 
एलाजार व इथामार यांस इस्राएल लोकांतून आपल्या- : 


१३ त्याप्रमाणेंच सोन्याची जाळीदार कोंदणे 
करावीं; १४ पीळ घातलेल्या दोरीसारख्या दोन 
सांखळ्या झुद्ध सोन्याच्या कराव्या आणि त्या पीळ 
घातलेल्या 'सांखळ्या त्या कोंदणांत  बसवाव्या. 
१५ ' न्यायाचा उरपटहि मोठ्या चतुर कारागिरा- 
कडून तयार करवावा; एफोदाप्रमार्णे तो सोन्याच्या 
जराचा व निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या 
सुताचा .व कातलेल्या तळम सणाच्या कापडार्‍चा करावा. 
१६ तो चौरस व दुहेरी असावा आणि त्याची लांबी 
व रुंदी एकएक वीत लसावी. १७ त्यांत रत्ने. खारवी, 


९८ 


निर्गम 


अ० २८३१9७-४३ 





त्यांत रत्नांच्या यार रांगा असाब्या; पहिल्या रांगेत 
लाऊ. :पुष्कराज व माणिक; १८ दुसऱ्या रांगेंत पाच, 
नीलळमणि व हिरा; १९ तिसऱ्या रांगेत तृणमणि, 
स॒येकांत. व पच्चराग; २० आणि चौथ्या रांगत लसणा, 
गोमेद व यास्फे; हीं सरव रत्ने सोन्याच्या कोंदणांत 
खचावी. २१ इस्याएलपुत्रांच्या नांवांच्या संस्व्ये- 
एवढीं हीं रत्नं असावीं; त्यांच्या संस्येप्रमार्ण बारा नांवे 
असावीं; मुद्रा जशी खोदितात त्से बारा वंडांपकी 
एकेकार्चे नांव एकेका रत्नावर खोदावे २२ दोरी- 
सारखा पीळ घातलेल्या झुदध सोग्याच्या सांखळ्या 
उरपटावर लावाव्या. २३ उरपटावर दोन सोन्याच्या 
कड्या कराव्या; त्या दोन्ही कष्धा उरपटाच्या दोन्ही 
शेबटांस लावाव्या. २४ उरपटाच्या शेबटांस लाविलेल्या 
ह्या दोन कल्यांत पीळ घातलेल्या सोन्याच्या सांखळ्या 
थालव्या. २५ पीळ घातलेल्या . दोन्ही सांखळ्यांचीं 
दुसरीं शेवटें दोन्ही कोंदणांत जहून त्या एफोदाच्या 
दोन्ही खांदपद््यांवर पुढल्या. . भागी लावाव्या. 
२६ सोन्याच आणखी दोन कोयेंडे करून उरपटाच्या 
दोन्ही शेवटांवर म्हणजे  एफोदाच्या आंतल्या बाजूस 
असलेल्या कोरीवर लावावे. २७ याखेरीज सोन्याच 
आणखी दोन कोयंडे करून एफोदाच्या दोन्ही खांद- 
पटद्र्यांवर खालच्या बाजूस त्याच्यासमोर त्याच्या सांध्याजवळ 
विणिलेल्या : बुद्टदीदार पट्टीवर लावावे. २८ त्या. उरपटाच 
कोयंडे एफोदाच्या कोयंड्यांला निळ्या फितीनें बांधावे; 
याप्रमाणे तो एफोदाच्या बुट्टीदार पटद्रीवर राहील, 


आणि त्यापासून अलग व्हावयाचा .नाहीं. २९ अह- 


रोन पवित्रस्थानीं प्रवेश करील तेव्हां न्यायाच्या 
उरपटावर, आपल्या हृदयावर, इसख्राएलाची नांवें 
बागवोल, त्यायोगें परमेश्वरासमोर त्यांचें स्मरण नित्य 
राहीले. ३० तूं न्यह्माच्या उरपटांत उरीम व थुम्मीम 
ठेव आणि अहरोन परमेश्वरासमोर येईल तेव्हां ते 
त्याच्या हृदयावर असावे; या 
इस्राएल लोकांचा न्याय आपल्या हृदयावर परमेश्ररा- 
समोर नित्य वागवावा 

३११ एफोदाबरोबर ल्यावयाचा झगा सबंध निळ्या 


प्रकारे अहरोनाने 


रंगाचा करावा. ३२ त्याच्या मध्यभागीं डोकं घालव्या- 
साठीं एक भोक असावे. आणि त्याच्या सभोवार 
व्विलखताच्या भोकाला असतो तसा विणिलेला गोट 
असावा म्हणजे झगा फाटावयाचा नाहीं. ३३ त्याच्या 
स्रालच्या धेरांत सभोवार निळ्या. जांभळ्या व किरमिजी 
रंगांच्या सुताची डाळिंबे काढावी. आणि त्यांच्या 
दरम्यान सभोवार सोन्याची घुंगरे लावावी, २३४ म्हणजे 
एंक सोन्याचं घुंगरू व एक डाळिंद, पुन: एक सोन्याचे 
घुंगरू व एक डाळिंब अशीं झग्याच्या खालच्या घेरांत . 
सभोवार. असावीं. ३५ सेंबा करण्याच्या समयीं तो 
झगा अहरोनाने धारण करावा; जेव्हां जेव्हां तो 
पवित्रस्थानाच्या आंत. परमेश्वरासमोर जाईल किंवा. 
बाहेर निघेल तेव्हां तेव्हां. त्या घुंगरांचा आवाज 
व्हावा, नाहीं तर तो मरेल. 

२६ झुदध सोन्याची एक पहिका . बनबावी आणि 

कोरितात तशीं तीवर हीं अक्षरं कोरावीं 

परमेश्वराप्रीत्यर्थ पिचर; ३०७ आणि ती निळ्या 
फितीलां अडकवून. मेदिलाच्या पुढल्या भागी लाविलेली 
असाद. :३८ ती ऊहरोनाच्या कपाळांला असावी, 
यासाठीं कीं इस्राएल. लोक - जें कांहीं पवित्र करितील 
म्हणजे जितक्या पवित्र भेटी त आणिताल त्यासंबंधाच, 
दोष अहरोनानं वाहावा; ती नित्य त्याच्या कपाळाला 
असावी; अशाने... परमेश्वर लोकांवर प्रसन्न राहील. 
१९ अंगरखा तलम सणाचा 'नकश्ीदार विणावा; 
तसेंच एक मंदोलहि तलम सणाचा करावा आणि कशिदा 
काढिलेला एक कमरवेद करावा. 

४० अहरोनाच्या पुत्रांसाठींहि अंगरखे, कमरबंद व 
फेटे करावे; हीं वले गौरव व शोभा यांसाठी करावीं. ४१ 
ठुझा भाऊ अहरोन यास व त्याच्याबरोबर त्याच्या पुत्रास 
ही वळे लेबवून अभिषेक व संस्कार करावा, आणि त्यांस 
पवित्र करावें म्हणजे ते. माझी सेवा याजकाच्या 
नात्याने करितील. ४२ . त्यांच्यासाठी. सणाचे चोळणे 
करावे, त्यांनी :त्यांचें अंग झांकलेले राहील; ते 
कमरेपासून मांडीपर्यंत असावे; ४२ आणि. अहरोन 
अथवा त्यांचे पुन्न .दडनमेंड्पांत प्रवेश करितीठ व 
९१ 


भ०-२८५:४३१-२९:२५७ 





यवित्रत्यानांत सेवा 
तेव्हां त्यांनी हे चोळणे घातलेले असावे, नाहींतर 
त्यांना दोष लागून ते मरतील; अहरोनाला व त्याच्या 
पश्चात्‌ त्याच्या वंशाला हा नियम निरंतरचा होय. 

१. त्यांनीं याजकाच्या नात्याने माझी सेवा 


२९ करावी म्हणून त्यांस: पवित्र करण्यासाठीं जें 


तुला करावयाचें ते हें: एक गोऱ्हा आणि 
दोन निर्दोष मेंढे घ्यावे, र आणि बेखमीर भाकरी, 
तेलांत * मळलेल्या बेखमीर॑ पोळ्या आणि . तेल 
लावलेल्या बेखमीर चपात्या घ्याव्या; ह्या सर्व गव्हाच्या 
सपिठाच्या असाव्या. ३ ह्या सर्व एका टोपलीत घाल 
आणि तो गोऱ्हा व ते दोन मेंढे यांसहित ती. टोपली 


घेऊन ये. ४* मग अहरोन व त्याचे पुत्र यांस दर्शन* . 
मंडपाच्या द्वारासमोर आणून क्लांन. घोल; ५ आणि तीं. 
वक्ते घेऊन अहरोनाला त्याचा : अंगेरेखा वः एफोदाचा 
झगा' धाल, : त्यास. एफोदः व उरपट बांध आणि एफोदाचा । 


बुद्दीदार पद्चा त्याच्या कमरेस बांध; ६. त्याच्यां-डोंकीला 


मंदील घाल आणि 'भंदिलास पवित्र मुकुट लाव. ७ भेतर ' 
त्याच्या डोडेवर ओतून त्याला अभिषेक 


अभिषेकाचे तेल 
कर. ८ मगं त्याच्या ' पुत्रांस समीप आणून त्यांच्या 
अंगांत अंगरखे घाल; ९ आणि अहरोनास' व त्याच्या 
पुत्रांस कमरवंदे बांध, त्यांच्या डोकीस फेटे बांध; या 
प्रकारें ह्या निरंतरच्या विधीने त्यांस याजकपद: प्राप्त व्हावे 
आणि अहरोनं व त्याचे पुत्र यांचा संस्कार करावा; 

_ १० तो गोऱ्हा दर्शनमंडपासमोर आणावा आणि-अहरोन 


व त्याचे पुत्र यांनीं आपले हात त्याच्या शिरावर ठेवावे. : 


११ मगं परमेश्वरासमोर दर्शनमंडपाच्या द्रारी तो 
गोऱ्हा बघावा. १२ ' गोऱ्ययाचें कांहीं रक्त “घेऊन तूं 
आपल्या अंगुलीनें तें वेदीच्या खंगांस ठावावें वःबाकीचें 
सगळें रक्त वेदीच्या पायथ्याशी ओतावे. १३ त्याच्या 
आंतड्यांवर असलेली सगळी वपा, काळजावरील 
पंडदा, दोन्हीं गुदें व त्यांवरील वपा हीं सर्व घेऊन 
त्यांचा वेदीवर होम करावा; १४ पण गोऱ्ययाचें मांस 
त्याचें कातडे व विष्टा हीं छावणीबाहेंर नेऊन आगीत 
जाळांवीं; कारण हा पापार्पणाचा बलि होय न 


करण्यासाठीं वेदीपाशीं जातील । 





१५ एक मेंढा घेऊन त्याच्या शिरावर अहरोन व त्याचे 
पुत्र यांनीं आपले हात ठेवावे; १६ आणि तो मेंढा वधून 
त्याचें रक्त वेदीवर सभोवार शिंपडावे; १७ मग तो मेंढा 
कापून त्याचे तुकडे करावे आणि त्याचीं आंतडीं व 
पाय धुऊन तीं त्याचे तुकडे व डोकें यांबरोबर ठेवावी. 
१८ मग त्या सवे मेंढ्याचा वेदीवर होम करावा; तो परमे- 
श्वराप्रीत्यथ होमबलि होय. तो 'परमेश्वराप्रीत्यर्थ मधुर 


4 स॒गंध हव्य होय. 


१९ नंतर दुसरा मेंढा घेऊन त्याच्या शिरावर अहरोन 
व त्याचे पुत्र यांनीं आपले हात ठेवावे; २० मग तो मेंढा 
वधावा आणि त्याचे कांहीं रक्त घेऊन अहरोन व त्याचे पुत्र 
यांच्या उंजव्या कानाच्या रोंड्याला आणि त्यांच्या उजव्या 
हाताच्या व उजव्या पायाच्या अंगठ्यांला लावावे. आणि 
बाकीचे वेदीवर संभोवार शींपडावे. २१ वेदीवरील रक्त 
आणि अभिपेक्राचें तेल यांतले कांहीं घेऊन अहरोनावर व 
त्याच्या वस्त्रांवर, तसेंच त्याच्याबरोबर त्याच्या पुत्नांवर 
व त्यांच्या वस्त्रांवरहि शिंपडावे; अद्याने तो व त्याचीं 
वख. आणि त्योच्याबरोबर. त्याचे पुत्र व त्यांची वरे 
पंबित्र होतील. २२ तो मेंढा संस्काराचा आहे म्हणून 


'त्याची वपा, त्याचें. चरबोदार झोपूट, त्याच्या आंतड्यां- 


वरील वपा व क्ाळजावरील पडदा, दोन्ही गर्दे व 
त्यांवर असलेली वपा आणि : उजवा फरा हीं घे; 
२३. त्याप्रमार्णेच परमेश्वरासमोर ठेविलेल्या :घेखमीर 
भाकरींच्या टोपलींतून एक भाकर, तेलांत मळलेल्या 
सपिंठाची एक पोळी आणि एक चपाती घे; २४ आणिं 
हे सरव अहरोन व त्याचे पुत्र यांच्या हातांवर ठेव 
आणि हे ओवाळणीर्चे अर्पण म्हणून परमेश्वरासमोर 
ओवाळ. २५ मग त्या वस्तु त्यांच्या. हातून घेऊन 
वेदीवरील होमबलीवर होम करावा; हा परमेश्वरासमोर 
मधुर सुगंध .होय; हें परमेश्वराला अपिलेलें हव्य होय. 

२६ मग अहरोनाच्या संस्कारार्थ . बघिलेल्या मेंढ्याचें 
ऊर धेऊन ओवाळणी म्हणून परमेश्वरासमोर ओवळे; 
तो तुझा हिस्सा होय; २७ आणि अहरोन व त्याचे 
पुत्र यांच्या संस्कारासाठी वघिलेल्या मेंढ्यांचे ओवा- 
ळलळेळें कर आणि समफ्लिला फरा हीं तू. पत्र 


र्र 


भ० २९५२७-डेदः८ 





२८ इद्लाएक लोकांकडून मिळणारा अहरोनाचा 
थ. त्याच्या पुत्रांचा हा निरेंतरचा हक्क होय, कारण 
हा समर्पित केलेला अंश होय; हा त्यांच्याकडून 
इक्लाएलांच्या शांत्यपेणाच्या यज्ञांपैकी परमेश्वराप्रोत्यर्थ 
सर्मापत केलेला अंश होय. 

२९ अहरोनार्ची पवित्र वळ त्याच्या :पश्वात्‌ त्याच्या 
युत्रांसाठीं असावीं, ह्या. वर्रांनिशीं त्यांचा अभिषेक व 
संस्कार व्हावा. ३० त्या पुत्रांपैकीं जो त्याच्या जागीं 
याजक होईल त्यानें प्रवित्रस्यानांतली सेवा करण्यासाठीं 
दर्शेनमंड्पांत दाखल होतांना हीं वक्ले सात दिवस परिघान 
केठीं पाहिजेत. 

२१. संस्कारासाठीं वधघिलेला मेंढा घेऊन. त्याचें मांस 
एकाद्या. पवित्र जागीं दिजीव.. ३२. मग अहरोन व 
त्याचे. पुत्र यांनीं त्या मेंढ्याचें मांस. आणि टोपलींतील 
भाकर दर्शनमंडपाच्या द्वारी भक्षण करावी; २३२ त्यांचा 
संस्कार व. पवित्रीकरण . यांसाठी ज्या पदार्थांनी 
ग्रायश्चित्तविधि करण्यांत येईल : ते पदार्थ त्यांनी खावे. 
पण अन्य कुल॒ांतल्या कोणीं ते खाऊं नयेत, कारण ते 
पदार्थ पवित्र होत; २४. समपेण. केलेलें कांहीं मांस 
किंवा भाकर सकाळपर्यंत राहिली -तर- तो जेष अमीत 
जाळून टाकावा; तो खाऊ नये, कारण तो पवित्र आहे. 

३५ मीं तुला आज्ञापिलेल्या सवे गोष्टींप्रमाणें अहरोन 
व- त्याचे पुत्र यांचें. कर, आणि सात दिवसपर्यंत 
त्यांचा संस्कार कर. २६ प्रायश्चित्तासाठी पापबलि 
म्हणून एक गोऱ्हा प्रतिदिनी बलि दे. आणि वेदीसाठीं 
' प्रायथ्वित करून ती छद करावी आणि ती पवित्र 
करण्यासाठीं तिला अभिषेक .करावा. ३७ सात. दिवस 
खेदीसाठीं प्रायश्चित्त करून ती पवित्र कर म्हणजे वेदी 
यरम पवित्र होईल; ज्याचा वेदीला स्पर्श. होईल तें 
यवित्र होईल. 

२८ वेदीवर नित्य होम करावयाचा तो असा: 
श्रतिदिनीं एकएक वर्षांच्या दोन कोकरांचा होम करावा. 
३९ एका कोकराचा होम सक्राळी' आणि दुसऱ्या 
कोकराचा होम सायंकाळी करावा; ४० कुटून 
अाढिलेल्या. पाव हिन. तेलांत, एक दशमांश 


माप सपीठ मिळून तें एका कोकराबरोबर अपावे, आणि 
फौव हिनभर द्राक्षारसाचें पेयापेण करावें. ४१ दुसरें 
कोकरू सार्यकाळीं अपोवे व त्यांबरोबरहि  संकाळच्या- 
प्रमाःग अन्नापैण व पेयापैण करावे; हे परमेंश्राप्रीत्यर्थ 
मधुर स॒गंध हव्य होय. ४२ तुमच्या पिढ्यानपिढ्या 
दर्शनमंडपाच्या द्वाराशीं परमेश्वरासमोर असाच होम- 
बलि नित्य अरपोवा: ह्या स्यलीं तुझ्याशी बोलण्यासाठी 
मी तुम्हांस भेटेन. ४३ या स्थलीं मी इल्याएठ लोकांस 
भेट. देईन आणि माझ्या तेजाने ते पवित्र होईल. 
४४ दर्शनमंडप व वेदी मी पवित्र करोन; अहरोन व 
त्याचे पुत्र यांनीं. याजकाच्या नात्यानें माझी सेवा 


- करावी म्हणून त्यांसहि मी पवित्र करीन. ४५. आणि 


मी. इश्माएल लोकांमध्ये माझा. निवास करीन. आणि 
त्यांचा देव होहेन. ४५६ - त्यांच्यामध्यें वस्ती. करण्या- 
साठीं ज्यानें त्यांस. मिसर देशांतून बाहेर काढिले तो 
मी परमेश्वर त्यांचा देव आहें असें त्यांस कळेल: मी 
त्यांचा देव परमेश्वर आहें... . 
१. धूप जाळण्यासाठी एक वेदी कर; ती 
- इ: बाभळीच्या लाकडाची असावी. २ तिची 
लांबी एक हात. व. रुंदी एक हात अशी ती 
चौरस असावी; आणि तिची उंची दोन हात . असून 
शुंगे अंगचींच असावीं.. २ त्या वेदीचा वरला 
भाग व तिच्या चारी बाजू आणि तिचीं शुंगें अज्नी ती 
सगळी अुद्ध सोन्याने. मढवावी; व तिला सभोवार 
सोन्याचा कंगोरा करावा. ४ सोन्याच्या कल्या करून त्या 
तिच्या कंगोऱ्याखालीं तिच्या दोन्ही अंगच्या. दोन. कोनांस 
दोन दोन लावाव्या; ह्या कथ्यांत वेदी उचलून नेण्याचे 
दांडे घालता. येतील, ५ दांडे बाभळीच्या लाकडाचे 
करून सोन्याने मढवावे. ६ आज्ञापटाच्या. कोशाजवळ 
असलेल्या पंडद्यासमोर, . अथीत' आज्ञापटावरील ज्या 
दयासनीं मीः तुत . दर्शन देत जाईन त्यासमोर ही 
वेदी ठेवावी. ७ ह्या वेदीवर अहरोनाने सुगंधी द्रव्ययुक्त 
धूप जाळावा; रोज सकाळीं तो तेलवात करील तेव्हां 
हा धूप त्यानें जाळावा; ८ तसाच संघ्याकाळीं तो 
दिवे वील तेव्हां त्यानें नित्य धूप जाळावा; हा घूप 


«३ 


ज«० ३०७८-३६ 





-_ कही पिढ्यानपिठ्या. निरंतर परमेश्ररासमोर जाळीत 
ऱ्या. ९. तिंजवर अशास््रोक्त धूप, होमबलि, अन्नबलि, 
अथवा . कोणत्याहि प्रक्रारचे. पेगापेण अपोव्याचें नाहीं. 
१० अहरोनानं वर्षांतून एकदां. तिच्या. शंगांवर 
प्रायशिल करावें; पिड्यानपिरथा, वर्षातून एकदां प्राय- 
शरित्तासाटी अपिलिल्या पापंबलीच्या रक्ताने तिजसाठी 
त्यानें प्रायश्रि करावें; ही वेदी परमेश्वराप्रीत्र्थ परम- 
यबित्र होय - 

: ११ मग परमेश्रर मोशात्तर म्हणाल, १५ तूं इत्ा- 
एल लोकांच्या संल्येप्रमाणे त्याची पौजदाद करिझील 
तेव्हां गणनासमयीं त्यांच्यावर कॉई| मरी येऊं नये म्हणून 
त्यांतल्या. प्रत्येकानं . आपल्या जिवाबद्दल परमेश्वराला 
' त्या वेळीं खंड द्यावा. १३ जितक्र्या लोकांची मोजदाद 
होईल... तितक्षयांनी पवित्रंत्यानांतील सेकेलाच्या चलना: 

प्रमार्ण अंधा शेकेल... दयावा ( शेकेल . म्हणजे वीस 
गेरे), हा. अर्धा होकेळ परमेश्रराप्रीत्यर्थ समर्पित 
केलेला अंश होय. १४ वीस वर्षांच्या ब. त्याहून अधिक 
बयाच्या लोकांमध्ये ज्यांची गणना होईले त्यांतील 
प्रत्येकानं परमेश्वराप्रीत्यी हा अंश. सरमर्पावा. 
१५ तुम्हा. आपल्या . जिवांबद्दल प्रायसित्त म्हणून 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ हा अंश समर्पित कराल तेंव्हा श्रीमंत 
लोकांनीं अध्या अकलाच्यावर देऊं नये किंवा गरीब 
लोकांनीं त्याहून कमी देऊं . नये. १६  इद्लाएल लोकां- 
बासून प्रायश्विततांचा . पैका घेऊन दर्शनमंडपाच्या कामास 
लावावा; हा : पका इस्राएल लोकांच्या जिवांबद्दल प्राय- 
श्वि्त दिल्याचे स्मारक म्हणून त्यांच्याप्रीत्य्थ परमेश्वरा. 
. समोर राहील । 

१७ मग प्ररमेश्रराने मोशाला सांगितले, १८ तूं 
धुण्यासाठी पितळेचे एक गंगाळ बनवावे: त्याला पितळेचो 





तर ते मरतील; २१ या प्रकारें त्यांनी हात- 
धुवावे, नाहीं तर ते. प्ररतील; अहरोन आणि 
त्याचे वंशज यांच्यासोटी पिढ्यानपिढ्या हा निरंतरचा 
बिधि व्हावा. 

२२ प्रग॑ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें की 
२३ तू मुख्यमुख्य मसाले घे, म्हणजे पवित्रस्थानां- 
तल्या चलनाप्रमाणें पांचशे शेकेल निर्भेळ गंघरसं, 
त्याच्या निम्मे म्हणजे अडीचशे शेकेल सुगंधी दाल- 
शिमी, अडीचशे झेकेल सुगंधी बच, २४ पांचशे 
शेकेल तज, आणि एक हिनभर जैतुनाचें तेल हीं 
घेऊन, २'५ त्यांचें अभिषेकाचे पवित्र तेल म्हणजे गेघ्याच्या 
रौतोप्रमाणे मिश्र केलेलें सुगंधी तेल तयार कर: हे. अभि- 
ब्रकाचें पवित्र तेल होय. २६ या तेलाने दर्शनमंडप 
ब आज्ञापटाचा कोश, २७ मेज व त्यावसेल सवे 
सामान, दीपत्रक्ष, ब. त्याची उपकरणे, . धुपवेदा, 
२८' होमवेदी व॑ तिचें सवे सामान व बैठकी- 
सह गंगाळ यांस अभिषेक करावा. २९ त्यांस 
पवित्र करावे. म्हणजे ती परमपवित्र ठरतील: 


. ज्याया स्पर्श त्यांना होईल ते पवित्र होइल. 


३० आणि याजकाच्या नात्याने माझी सेवा करण्या- 
साटी अहरोन व त्यांचे पुत यांस अभिषेक . कहन 
पवित्र कर. ३१ इस्राएल लोकांस माझी ही. अनुश्वा 
सांग कीं पिढ्यानपिढ्या तुम्हांस. मजप्रीत्यर्थ पवित्र 
अभिषेकाचे तेल हेंच असणार. ३२ हें. तेल कोणाहि 
मनुष्याच्या अंगाला. लावावयाचे नाहीं व य़ा प्रकारचें 
मिश्रण कोणीं करावयाचे नाहीं: हे पबित्र आहे; आणि 
तुम्ही ह्याला पवित्रच लेखार्वे. ३३२ जो कोणी त्यासारखे 
मिश्रण तयार करील किंबा कोणा परक्यास ते. लावील 
त्याचा त्वजनांतून उच्छेद व्हावा. न 

३४. मगर परमेश्रर मोशाला *म्हणाला, तूं सुगंधी 
मसाले म्हणजे उत्तम गंघरस, जटामांसी, गंधानिर्टजा, 


; | व निभेळ ऊद हीं घ्यावी; हीं सवव समभाग घ्यावी; ३५ 


आणि गंघ्याच्या रीतीप्रमाणे लोण मिसळून निभेंळ, 
झुद आणि पवित्र असें धूपदरव्य तयार करावे; 
'३६ त्वांतरळे कांही कुटून त्याची वुकणी करावी आणि 


९४. 


निर्गम 


- ती थोडीझी घेऊन दर्शनमंडपांतील ज्या कोशापुढें मी 
तुरा द्डीन ढेत जाईन त्यांत ठेवावी; ती तुम्ही परम 
पवित्र लेखावी. ३७ जें धुपदरव्य तू तयार करिज्ञील 
त्यासारखे मिश्रण तुम्ही. कोणीं आपल्या स्वतांसाठीं 
तयार . करूं नये; हें परमेश्वराप्रीत्यर्थ पवित्र लेखावें 
३८ कोणी. वास घेण्याकरिता असलें कांहीं. तयार 
करील. तर त्याचा स्वजनांतून उच्छेद व्हावा 

: १ मग . परमेश्रराने मोशाला म्हटलें, 
३१ २ पाहा, मीं यदूदावंशांतीठ उरीचा पुत्र व 

हूरचा. नातू बसाळेल याला नांव घेऊन बोला. 
बिळे. आहे; ३ देवाच्या आत्म्याने मीं त्यास प्ररिपूर्ण 
करून अकर, बुद्धि, ज्ञान आणि सवे तऱ्हेचे 
कसब हीं दिलीं आहेत; ४ तो कलाकुसरीची कार्मे 


करील, सोनं, रुपें. व पितळ यांचीं कार्मे करील 


५ . जडावासाठीं रत्नांस पैलू पाडील, लाकडाचें 
नकशीकाम करील आणि अश्या सवे प्रकारचीं कारागि- 
रीचीं कामें करील; ६ आणि पाहा, त्याच्या जोडीस 
म्रीं दानवंशांतील अहिसामाखाचा पुत्र अहलियाव यास 
नेमिले आहे; एवढेंच नव्हे तर जितके म्हणून बुद्धि- 
मान्‌ आहेत त्या सर्वाच्या हृदयांत मीं बुद्धि ठेविली 
आहे, ती यासाठीं कीं ज्या ज्या गोष्टींसंबंधानें मीं तुला 
आज्ञा केली आहे त्या त्या सवे त्यांनीं कराव्या; ७ म्हणजे 
दर्शनमंडप, आज्ञापट आणि त्यावरील दयासन. आणि 
तंबूचे सव सामान, ८ मेज व. त्यावरील सवे सामान, 
झुद्ध दीपवृक्ष व त्याचीं सर्व उपकरणे, धूपवेदी, 
२ होमवेदी व तिचें सर्वर सामान. आणि गंगाळ व 
. त्याची बैठक, १० सेवेसाठी विणिलळेलीं तलम वसे आणि 
बाजकाचे कामे चालविण्यासाठी अहरोन याजकाचीं 
थवित्र वळे, त्याच्या पुत्रांची वळ्ले, ११ अभिषेकाचे 
लेळ व पवित्रस्थानाखाठी सुगंधी द्रव्यांचा धूप या 
सर्वांच्या संबंधाने मीं तुला आज्ञा दिली आहे त्याप्रमाणें 
तें करितील. 

१२ म्रय परमेश्वर मोझाला . म्हणाला, १३ तूं 
इृक्षाएल लोकांस आणखी असें सांग कीं, तुम्हीं माझे 
झब्बाय अवशय पाळावे, कारण तुमच्या पिढ्यानपिढ्या 


अ० ऐ०:३६-३२५५ 


आाझ्यातुमच्यामध्ये ही. एक खूण. ठरली::; आहे; 
यावरून हें कळावें. की तुम्हांस पवित्र - करणारा: मी 
श्वर आहे, १४ म्हणून तुम्ही शब्याथ .प्राळावा; 
तुम्हांकरितां पवित्र आहे; जो. कोणी 
त्याला अबश्य मारून टाकावे 
कांहीं काम करील त्याचा स्वजनांतून अवश्य 
व्हावा. १५ सहा दिवस काम. रराबें, 
दिवस, तुम्हांला परमेश्वराप्रीत्मर्थ पनित्र 


मध्यें व' इद्लाएल. लोकांमध्यें ही निरंतरची खूण होय 
कारण परमेश्वराने सहा दिवसांत आकाह व प्रथ्वी 


१८ परमेश्वराने मोशावरोबर सीनाय पर्वतावर : हें सर्वे 
भाषण केल्यानंतर आपल्या बोटाने लिहिलेले पाषाणाचे 
दोन आज्ञापट त्याला दिळे. 

१ म्ोोशाला पर्वेतावर्न उतरण्यास बिलंब 

३ ९. रागा असें लोकांनी पाहिलें तेव्हां ते अह्रोना 
सभोकबती . जमून त्यास म्हणाले, . :ऊठ, 
आमच्या पुढें. चालतील असे ' ठेव आम्हांसाठी 
बनीव; कारण आम्हांस मिसर देशांतून बाहेर आण- 


| णारा मनुष्य मोशे याचें काय झालें. हें. आम्हांस . 


कळत नाहीं. २ तेव्हां अहरोनानें त्यांस सांगितलें की 
तुमच्या ठ्रिया, पुत्र ब कन्या यांच्या कानांत सोन्याची 
कुंडल आहेत ती काढून मजकडे घेऊन आ. २ मंग 
सवे लोकांनीं. आपल्या कानांतीलं... सोन्याची कुंडले 
काढून अहरोमाकडे आणिलीं. ४. त्याने ती * त्यांच्या 
हातून घेऊन त्यांचें एक वासरु ओतून त्यास कोरणीनें 
कोरिटें; तेव्हां ते म्हणू लागले की, हे इत्लाएला, व्या 
देवांनी. तुल्ञ मिसर देशांतून सोडवून आणिलें आहे तेच 
हे तुझे देव. '५ हॅ पाहून अहरोनानें त्याच्यापुढे एक वेदी 


बांधिली आणि आहीर केलें की उद्या. परमेश्वराप्रीत्यव 


९ 


० २५४५-२६ 


निर्गम 





उत्सव करावयाचा आहे. ६ म्हणून.दुसरे दिवशीं लोकांनीं | पटाच्या त्या दोन पाठ्या घेऊन डोंगरावरून खालीं 
बहाटेस उठून होमबलि अर्पिळे आणि झौत्मपेणें आणिली; | उतरला; त्या पाट्यांवर पुढल्या व मागल्या अशा 
मग तें खायलाप्यायला बसले आणि उठून खेळूं लागले. | दोहो बाजूंस लिहिले होतें. १६ ह्या पाठ्या. देवकृत 
' ३. तेव्हां परमेश्वर मोशाला म्हणाला, चं, खालीं | होत्या आणि त्यांवर खोदलेला लेख देवाने लिहिलेला 
उंतर, कारण ज्या तुझ्या लोकांस तूं मिसर देशांतून | होता. १७ गयहोझवानें लोकांचा गलबला ऐकला तेव्हां 


आणिलें ते. बिघडले आहेत; ८ ज्या मागोने त्यांनी 
जावे: म्हणून मी त्यांस आश्ञपिळें होतें तो मागे लब- 


त्यांस मिसर देद्यांतून परमेश्वराने बाहेर काढिळें असें मिसरी 
छोकांनीं कां बोलावें £ आपल्या तीत्र कोपापासून नितत्त 
हो, आणि आपल्या लोकांवर अरिष्टें आणण्याचे तूं योजिले 
आहे. त्यापासून पराक्तत हो. १२ तुझें दास अद्रा- 
हाम, इसहाक व इश्माएल यांची आठवण कर: तू. स्पेस 
श्वतांची शपथ वाहून सांगितलें होतें कीं मी तुंमची 
- स्वतःची ऑक्राशयांतील तार्‍यांसारखी बहुयुणित करीन, 
आणि ज्या ह्या देशाविषयी मीं तुम्हांस सांगितळें तो 
अवघा तुमच्या संततीस देईन आणि ती त्याची निरं- 
तरची वतनदार होईल. . १४ तेव्हां मी आपल्या 
लोकांचें अनिष्ट करीन असें जें. परमेश्वर म्हणाळा होता 
त्यापासून तो पराद्त झाला. 


१५ भग मोझे मागे फिरून आपल्या हाती आश्ञा- | यावे. 
९६ 


तो मोशास म्हणाला, छावणींत रणंशन्द ऐकूं येत आहे. 
१८ तो म्हणाला, हा शब्द होत आहे तो विजय 
पावबलेल्यांचा नव्हे अथवा पराभव पावलेल्यांचाहि 
नव्हे, तर माझ्या कानीं पडत आहे. तो गाणाऱ्यांचा 
घ्वनि आहे. १९ मोल्ले छावणीजवळ येऊन पोहं- 
चल्यांवर ते वासरू ब नाचणारे लोक त्याच्या 
टीस ' पडले, तेव्हां त्याचा राग भडकला आणि त्यानें 
आपल्या. हातांतल्या पाठ्या पवेतांच्या तळाशीं फेकून 
फोहून टाकिल्या. २० तसेंच त्यांनीं बनविलेले ते वासरू 
घेऊन त्याने अमीत टाकिले व त्याचा कुटून चुरा 
केला; तो त्यानें पाण्यावर टाकिला व ते पाणी त्याने 
इस्राएल लोकांस प्यावयास लाविलें, 

२१ तेव्हा मोशे अहरोनास म्हणाला, तूं या लोकांस 
एवढ्या पातकांत घातलें असें यांनीं तुझे काय केलें होतें 
२९ अहरोन म्हणाला, माझ्या स्वामीचा कोप मजवर न 
व्हाबा; या लोकांची प्रदरत्ति पापाकडे आहे, हें आपणाला 
ठाऊकच आहे. २२ त्यांनीं मला सांगितलें की आमच्या 
पुढे चालतील असे देव आम्हांसाठी बनीव; कारण 
आम्हांस मिसर देशांतून बाहेर आणणारा मनुष्य 
मोझे यार्चे काय झालें ते आम्हांस कळत नाहीं. 
२४ मीं त्यांस सांगितलें, ज्या कोणाजवळ सोनें असेल 
त्यानें ते. काहून मल्म द्यावे; त्याप्रमाणे त्यांनी ते. मला 
दिलें; ते मी. अमीत टाकिले तों त्यांतून हें वासरू 
बाहेर आलें. 

२५ मोशानें पाहिळें कीं हे शोक बेलगामी झाले 
आहेत; अहरोनाने त्यांस बेलगामी होऊ दिलें मबळें 
से शत्रूंच्या उपहासास पात्र झाले. २६ तेव्हां तो 
छावणीच्या प्रवेशस्थानाशीं उभा राहून म्हणाला, परमे- 
श्वरांच्या पक्षाचा जो कोणी असेळ त्याने मजकडे 
तेव्हां लेवी वेशांतले सर्द लोक त्याच्या- 


निर्गम 


अ० ३ऐे२:२६-देरेः१३ 





जबळ जमा झाले.. २७ तो त्यांस म्हणाला, इस्राएलाचां 
- देव परमेश्वर म्हणतो कीं तुम्ही प्रत्येक आपल्या कमरेस 
तरवार लटकावा. आणि छावणीच्या ह्या प्रवेश्द्वारापासून 
स्या प्रवेशद्वारापयेत सवेत्र फिरून आपले बंधु, सोबती, 
शेजारी, या सवे माणसांचा वध करा. २८ मोझाच्या 
आक्लेप्रमाणे लेवी वंशाच्या लोकांनीं केलें आणि त्या 
दिवशी अजमासें. तीन हजार लोक पडले. २९ मग 
मोझे. म्हणाला, परमेश्वराप्रीत्यथ आपणाला समपण 
करून हरएक पुरुषाने आपला पुत्र असो किंवा बंधु 
असो, त्याजवर चाळून जावें म्हणजे परमेश्वर आज रोजीं 
तुम्हांस वरदान देईल. 

१० दुसरे दिवशीं मोदो लोकांस म्हणाला कां 
सम्ही हें घोर पातक केलें आहे, तरी मी आतां 
परमेश्वराकडे जातों; मला तुमच्या पापाचे कदा- 


चित. प्रायश्वित करितां येईल. ३१ मोझे परमे- 
श्वरत्कडे परत जाऊन म्हणाला, हाय ! हाय! या 
लोकांनी धोर पातक केलें; यांनी आपल्यासाठी 


सोन्याचे देव बनविले. ३२ तरी आतां तूं त्यांच्या 
चपातकाची क्षमा करिश्ील तर-; न करिशील 
सर त. लिहिलेल्या वहींतून मला काहून टाक. 
३३ परमेश्रर मोझाला म्हणाला, ज्या कोणीं मजविसूद्ध 
पातक केलें आहे त्यालाच मी आपल्या वहींतून काढून 
टाकणार. ३४ आतां ते. जा, ज्या स्थलाविष्यीं मीं. 
खुला सांगितलें. आहे तिकडे त्यांस. घेऊन जा; पाहा, 
आझा दूत तुझ्यापुढे चालेल, तरी ज्या दिवशी मी झडती 
- घेडईैन त्या दिवशीं त्यांच्या पापाबद्दल त्यांचा समाचार 
घेईन. २३५ अहरोनाने बनविलेळें वासरू लोकांनींच 
खनविलें होतें, म्हणून परमेश्वराने त्यांस ताडण केलें 

१ मग परमेश्वराने मोशास- सांमितलें, तूं 
- है: आणि जे *लोक तूं मिसर देशांतून आणिळे 
*. ' आहेत ते, येथून निघून मागेस्थ व्हा; व जो देश 
तुह्या संततीस देडेन असें. अन्नाह्माम, इसहाक व 


याकोब यांस मीं. शपथपूवेक सांगितले होते, त्या: ।, 


आणि. यबूसी यांस मी घालवून देईन; ३ दुधामघाचे. 
प्रवाह वाहत आहेत. त्या देशाप्रत तू जा; तथापि 
तुम्ही ताठ मानेचे लोक असल्यामुळें मी तुम्हांबरोबद 
जाणार नाहीं; गेलो तर. मागोत मी तुम्हांला भस्म 
करीन. :४ लोकांनीं हे वाहेट वर्तमान ऐकले तेव्हां 
ते विलाप करू लागले; व कोणीहि आपले अलंकार व 
भूषणें . ल्याला नाहीं. ५ परमेश्वर मोशास म्हणाला, तू 
इस्राएल लोकांस सांग कीं तुम्ही ताठ मानेचे लोक 
आहां; मी एक पळभर तुम्हांबरोबर असलो तर मी 
तुम्हां, भस्म करीन; म्हणून तुम्ही आपलीं भूषणे 
आपल्या अंगावरून उतरून ठेवा, म्हणजे तुमचें काय 
करावें. तें मी पाहीन. ६ ह्यामुळें होरेब पर्वतापासून 
पुढें इथयाएछ लोक भूषणविरहित राहिले. 

७ मोशे छावणीबाहेर बऱ्याच अंतरावर तंबू नेऊन 
उभा करी; व त्यास तो दरीनमंडप म्हणे. कोणाला परमेश्वरा- 
पार्गी. कांहीं विचारावया'चे असलें म्हणजे तो 'छावणी- 
बाहेरील त्या दर्शनमंडपाकडे जाई. ८ असें होई कीं जेव्हां 
मोशे त्या मंडपाकडे जाई तेव्हां सवे लोक उठून आप: 
आपल्या तंबूच्या दारांत उभे राहत आणि तो मंड 
पांत प्रवेश करीपर्यंत त्याजकडे नजर लावीत 
९ मोझे मंडपांत प्रवेश करी तेव्हां मेघस्तंभ उतरून 
मंडपाच्या दारीं उभा राही, आणि परमेश्रर मोशाशी 
भाषण करी. १० त्या. मंडपाच्या दाराशी मेघ- 
स्तंभ उभा आहे असें सर्वे लोक पाहत तेव्हां ते सगळे 
उठून आपआपल्या तंबूच्या दाराशी दंडवत धाळीत 
११ कोणीं. आपल्या मित्राशी भाषण करावें. तस 
परमेश्वर मोशाशीं. : समोरासमोर भाषण करी.. मोल्ले 
छावणीकडे पस्त येत -असे, तरी त्याचा सेवक नूनाच 
पुत्र यहोझवा. हा:तरुग भुक्ष्ष मंडप: सोहून बाहेर येत. नसें: 
--<_१२ मोशे. परमेश्वरास-स्दणाला, हे पाहा, तूं मठा 
कोणास पाठक्रिञार हॅ: मला दे. :अजून कळविलें नाहीं; 
तरी तूं म्हटळे: आहे. कीं तुझे नब मलो परिचित आहे! 


देशाप्रत जा; २ मी तुझ्यापुढे एक दूत पाठ | आणि 'तुजवंर मोझी . कृषादष्टि आहे. :१३: हाकरितो 


वीन आणि कनानी, अमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी 


षि 


मजवर तुझी कृपाहष्टि “असली तर मला तुझे मर्ग 


२७ 


झर 'शरे:१२-३४:१४ 


._ म्हणजे तुझी मला ओळख घडेल आणि स्यासुळें 
तुझी कृपादष्टि मजवर होईल; पाहा, हें राष्ट्र 
तुझी प्रजा आहे. १४ परमेश्वर म्हणाला, मी प्रत्यक्ष 
येहैन आणि तुल्म विश्रांति. देहैन. १५ तो त्यास 
म्हणाला, तूं प्रत्यक्ष येत: नसलास तर .आम्हांस येथून पुढें 
नेऊं नको. १६ तुझी कृपादष्टि मजवर व तुझ्या प्रजेवर 
झाली आहे. हें समजावे कशावस्न ? तूं आम्हांबरो 
वर आल्याने मी. व तुझे प्रजाजन एश्‍्वीवरील इतर 





_ सवे लोकांहून वेगळे झालों आहें यावरूनच ते सम- । श्वर 


जावयाचे ना? 
१७ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे 
हेहि मी करीन; कारण माझी छकृपादष्टि तुजवर झाली 


आहे भाणि तुझे नांब मला परिव्वित आहे. १८ तो| 
म्हणाला, कपा. करून मला तुझें तेज दाखीव. १९ तो! 
म्हणा, माझें सर्वे सोंदर्य तुझ्यापुढे चालवीन; तुझ्या- । 


सन्मुख परमेश्वराच्या नामाची मी घोषणा करीन; ज्यावर 

कृपा करावीसें वाटेल त्याजवर मी. कृपा. करीन आणि 

ज्यावर दया करावीसे वाटेळ त्याजवर दया करोन. 

“२० आणखी तो म्हणाला कीं तूं माझे मुख पाहू शक- 
णार. नाहींस, कारण माझें सुख. पाहून कोणी मनुष्य 
जीवेत. राहावयाचा नाहीं. २१ परमेश्वर म्हणाला, 

मजजवळ एक जागा आहे; येथें या खडकावर उभा 

राहा; २९ असें घडेल कीं, माझें तेज जवळून चालटें 

असतां मी तुला खडकाच्या भेगेंत ठेवीन; मी निघून 

जाईपर्यंत आपल्या हाताने तुला झांकीन; २३ मग 

--मी आपल्मा हात काढून घेईन आणि तुल्म पाठमोरा 

दिसेन; प माझें मुंख दिसावयाचें नाहीं 
१ परमेश्वराने मोशाला सांनितळें, पहिल्या 
३.७ गाव्यांसारख्या दोन दगडी पाया घहून तयार 


कर महणजे तू फोडून टांकिलेल्या, पहिल्या |. 


पाठ्यांवर जीं वचने होतीं तीं मीः त्यांवर ल्हिन. २ तूं 
पहाटेस :- तेयार होऊन सीनाय - पर्वतावर 











सागर, ७ हजारों जणांवरे दया करणारा, अधम, 


१० देव म्हणाला, पाहा, मी एक करार करितों; तुझ्या 
सर्ब लोकांदेखत मी अशीं अद्भुत कृत्यें करीन कीं 
तशीं सर्वे एथ्वीभर कोणत्याहि राष्ट्रांत झालीं नाहींत; 
ज्या लोकांमध्यें तू॑ राहशीळ ते सगळे परमेश्वराची 
कृति पाहतील, कारणे र्जे मी तुझ्यासाठी करणार 
आहें ते भयावह आहे. ११ जी आह्ञा मी आज तुला 
देत आहें ती तुला अवश्य पाळिली पाहिजे; पाहा, मी 





निगेम 


शैर्ष्यावान.. असें आहे, तो परमेश्वर इेष्यांवान' देव 
होय; १५. संभाळ, देशांतील रहिवाऱ्यांशीं तुला 
करारमदार करित्तां. कामा नये; नाहींतर ते ब्यमिचारी 
मतीने. आपल्या: देवांच्यामागें लागून त्यांस बलिदान 
करितील, . आणि त्यांतल्या कोणीं तुला बोलाविले 
असतां तूं. त्यांच्या बलिदानांतळें कांहीं खाझील, १६ 
त्यांच्या कन्यांपैकीं कोणी तू आपल्या पुत्रांकरितां 
बायका करिशील, आणि त्यांच्या कन्या व्यमिचारी 
मतीने आपल्या देवांमागें जातील आणि तुझ्या पुत्रास 
व्यभिचारी बुद्धीने त्यांच्या नादी लाबितील. १७ तूं 
आपल्यासाठी ओतींव देव करूं नको. 

१८. बेखमीर भाकरीचा सणे पाळ. माझ्या आज्लेस 
अनुसरून अबीब महिन्याच्या नियमित समयीं सात 
दिवसपर्यंत तू. बेखमीर भाकरी खावी, कारण अवीब 
महिन्यांत तूं मिसर देशांतून बाहेर निघालास. १९ प्रत्येक 
प्रथृम जन्मलेला माझा आहे; तुझ्या युरांढोरांपैकी बैलाच 
व मेंढराचे प्रथम नंरवत्स माझे आहेत. २० गातवाच्या 
प्रथम वत्साबद्दल कोकरू देऊन तो सोडवावा; तूं तो 
सोडबिणार नसलास तर त्याची मान मोडावी. आपल्या 
सवे प्रथम जन्मलेल्या पुत्रांबददह खंड भरावा. कोणीं 
रिक्तइर्स्ते माझ्या दरीनास येऊ नये. 

२१ सहा दिवस तूं आपलें कामकाज कर व सातेव्या 
दिवशीं विसावा घे; नांगरणीच्या व हंगामाच्या समयींहि 
विसावा घे. २२ तूं सप्ताहांचा सणे म्हणजे गब्हाच्या हंगा- 
माच्या प्रथम पिकाचा सण पाळावा. तसेंच वर्षअखेर 
स्रॅप्रहाचा सण पाळावा. २३ वर्षांतून तीन वेळां तुझ्यांतल्या 
सवे पुरुषांनी इस्लाएलाचा देव प्रभु परमेश्वर याचें दर्शन 
ध्यावे. २४ मी तर परराष्ट्रांस तुझ्यापुट्ठून घालवून देईन व 
तुझी सरहद्द वाढवीन आणि वर्षांतून तीन वेळां तूं आपला 
देव परमेश्वर याचें दशन घेण्यास जाजील तेव्हां कोणी 
तुझ्या भूमीचा अमिराष करणार नाही. 

२५ माझ्या यज्ृबलीरचे रक्त खमिराच्या भाकरी 
सह . अर्पू नये आणि वल्हांडण सणांतल्यो यजबंठींतले 


कांहींएक सकाळपर्यंत राहूं देऊं नये. २६ आपल्या ।. 


मूळ डाब्दाचा अर्थ हाज किंवा याता. 


अ० ३४:१४-३९५१ 


जमिनींतील पहिल्या पिकाचा पहिला हिस्सा आपला 
देव परमेश्वर याच्या मंदिरी आणावा. करडास त्याच्या 
आईच्या दुघांत शिजवूं नको 

२७ मय परमेश्वराने मोशाला सांगितले कीं हीं वचले 
लिहून ठेव, कारण याच वचनांस अनुसरून मीं तुझ्याशी व 
इक्लाएह लोकांशीं करार केला आहे. २८ मोशे तेथें परमे- 
श्वरासमीप चाळीस दिवस व चाळीस रात्री होता, तेवढ्या 
अवधींत त्यानें अन्नोदकाचें सेवन- केळे नाहीं, आणि त्या 
पाट्यांवर त्यार्ने कराराची वचने म्हणजे दहा आज्ञा लिहून 
काढिल्या. 

२९ मोझे आज्ञापटाच्या दोन्ही पाठ्या हाती. घेऊन 
सीनाय पर्वतावरून उतरून येत असतां त्योच्या 
चेहर्‍्यांतून, परमेश्वराशी भाषण केल्यामुळें, तेजाचे 
किरण निघत होते, याचें त्याला भान नव्हतें. 
३० मोझाच्या चेहऱयांतून तेजाचे किरण निघतं आहेत 
असें अहरोनाने ब सवे इद्लाएळ लोकांनीं पाहिलें तेव्हां 
ते त्याच्याजवळ जावयास भ्याले. ३१ मग मोश्यानें 
अहरोन व मंडळीचे प्रमुख यांना बोलाविले तेव्हां ते 
सव त्याजकडे परत आले आणि मोझे त्यांजशी भाषण 
करू लागला. ३२ नंतर सर्व इसख्राएलळ लोक जवळ 
आलि आणि जें कांहीं. सीनाय फ्वंतावर प्ररमेश्ररानें 
त्यास सांगितल होतें तें सगळें त्यानं त्यांस आज्ञापिळें. 
३३ मोशाने त्यांजशी बोलणें संपविल्यावर आपल्या 
तोंडावर आच्छादन घातलें; २४ पण क्लेश परमे 
श्वराशीं भाषण करण्यास त्याजसमोर आंत जाई तेव्हां 
तो बाहेर येईपर्यंत आपल्या तोंडावरल॑ आ्छादन 
काढीत असे; आणि बाहेर येऊन जी कांहीं आज्ञा 
त्याला होई ती तो इस्लाएळ लोकांस सांगत असे. ३५ 
इस्राएल लोक मोझाच्या तोंडाकडे पाहत. तों त्याच्या 
त्वचेतून तेजाचे किरण निघतांना दिसत; परमेश्वराशी 
संभाषण करण्यास मोझे आंत जाईपर्यंत तो आपल्या 
तोंडावर आच्छादन घालीत असे. 





अ० ३५ २-३३ 


._ काम करावें, पण सातवा दिवस तुम्हांला पवित्र दिवस, 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ परमविश्रामीचा दिवस शब्बाथ होय; त्या 
दिवशीं जो कोणी काम करील त्यास जिवें मारावे. ३ 
: शब्बाथ दिवशीं तुम्ही आपल्या घरीं विस्तव पेटवूं नये. 
४. मोशे 'इस्राएह लोकांच्या सवे मंडळीस : 


11 71, 
१३१1811141 


साठी... द्वारपट; १६ होमवेदी ब तिची पितळेची जाळी, 
दांडे व तिचे इतर साहित्य, गंगाळ व त्याची बेठक; 
१७ अंगणाचे . पडदे, . त्याचे खांब व खुरच्या व 


अंगणाच्या प्रदेशाद्वारासाठी पडदे; १८ निवासमंख्प व! 


अंबण. यांसाठी मेखा व तणावे; १९. पवित्रस्थानांत 
- सेवा... करण्यासाठी उत्तम विणिलेलीं वर्क ब . याजकाचें 
काम करण्यासाठी अहरोन -साजकारची - पवित्र: वह्ले आणि 

- २९.. मगर इत्लाएळ : लोकांची सर्वे. मंडळी मोशा- 
समोरून निघून गेली.. २१ ज्याच्या अंतःकरणात स्फूर्त 





परमेश्वराप्रीत्वर्थ आणार्वे; ज्याची मना- 


१०५» 


निर्गम 





झाली व ज्या कोणाची मनःपूवेक इच्छा झाली त्यानें 
दशेनमंडपारचें काम, त्यांतोल सगळी सेवा आणि पितर 
वरे यांप्रीत्यर्थ परमेश्वराला अपण आणिलें. २२ ज्यांना 
ज्यांना मनापासून इच्छा झाली ते सगळे ल्रीपुर्ष आले, 
त्यांनी.-नथा, कुंडले, मुद्रिका, कंकणें असे सोन्याचे सर्वे 
प्रकारचे : दागिने आणिले; परमेश्वराला सुवणीपेण 
करणारा प्रत्येक मनुष्यहि आला. २२ निळ्या, जांभळ्या 
व किरमिजी रंगांचे सूत व तरुम सणाचे कापड, 
बकऱ्यांचे केस, तांबडा रंग दिलेलीं मेंढ्यांची कातडी 
व तहशाचीं कातडीं ज्या प्रत्येक पुरुषापाहीं होतीं तीं ते 
घेऊन आले. २४ चांदी व पितळ यांचें अपण 
करणाऱ्या . प्रत्येकाने परमेश्वराप्रीत्यथ अपेणें आणिली 
आणि सेवेच्या कामासाठी उपयोगीं पडावयाजोगें बाम- 
ळीचें कूड ज्या प्रत्येक पुरषापाशीं होतें ते तो घेऊन 
आला. २५ ज्या. स्रिया सुबुद्ध हृदयाच्या होत्या त्या 
सर्वानी निळ्या, जांभळ्या ब किरमिजी रंगांचें सूत आणि 
तलम. सणाचे कापड आपल्या हातानी विणिलें होतें तें 
आणिलें; २६ आणि ज्या ल्रियांच्या हृदयाला स्फूर्ति 
होऊन. त्यांस- बुद्धि झाली त्या सर्वानी बकऱ्यांचे केसं 





; । विणिठे. २७ सरदारमंडळीनें एफोद व. उरपट यांत 


खचण्यासाठीं गोमेदमणी व इतर' रत्ने, २८ आणि 


: दिव्यासाठी, अभिषेकासाठी. व सुगंधी घुपासाठीं मसाला 


ब्‌. तेल: आणिलें. २९ . जें करण्याविषयी . परमेश्वराने 
मोशाच्या द्वारें आज्ञा दिली होती त्या सर्वोसाठीं इस्लाएल 
लोकांनीं स्वसंतोषानें परमेश्वराप्रीत्यर्थ . अर्पणे आणिली, 
ज्या ज्या ल्लीपुरुषांच्या अंत:करणांत स्कूर्ति झाली 
त्यांनीं त्यांनीं हीं अपर्णे आणिठीं. 

३० मग. मोझे इस्लाएल लोकांस म्हणाला, पाहा, 
हुदार्बशांतील- उरीचा पुश्र व हूरचा. नातू बसालेल यास 
परमेश्वराने नांद घेऊन : बोलाविले, आहे; ३१ आणि 


बुद्धि, ज्ञान व सर्व तऱ्हेचे कसब ही दिली आहेत; 
३२ तो कलाकुसरीची कार्मे. करील; सोनें, रपें व पितळ 
यांचीं कारने करील; ३३ जडावीसाठी रत्लांस पेद पाडीळ; 
लाकडाचे नकक्षीकाम करील आणि. अशा सवे प्रकारची 


बिबेम अ० ३७४३३-डेष रड 






1. कार्मे करील. ३४ परमेश्वराने त्याच्या ।: 
ही. आणि दानवंशांतील अहिसामाकाचा पुन्न अहलि- 
॥ याच्या ठायी शिक्षण देण्याचें सामर्थ्य ठेविलें आहे. 
६ कोरींव काम करणारे चतुर कारागीर, निळ्या, 
मंळ्या वे. किरमिजी रंगांच्या व तल्म सणाच्या 
बडावर कादोदा काढणारे, वीणकाम करणारे, सर्व 
हैचे कसबी काम करणारे व चातुर्याच्या कामाची 
अना करणारे अशांची सर्वे कारागिरीचीं .. कार्मे 
ज्यासाठी ह्या दोघांचें हृदय अकलेरने परिपूर्ण केलें आहे. 
: १ परमेश्वराच्या सव आशज्ञांप्रमाणें पवित्र- 
स्थानाच्या सेवेसाठी सवे तऱ्हेचे काम कर्से 
करावें ते समजावें म्हणून बसाठेठ, अहलियान 
शि प्रत्येक सुबुद्ध मनुष्य यांच्या ठायी परमेश्वराने 
दृ व समज घातली आहे; त्यांनीं:हें काम करावें. 


पडद्याची लांबी अद्रावीस ह्वात, व सदी चार हात होती; 
ते सवे पडदे एकाच मापाचे होते. १० त्यानें त्यांतळे: पांच 


होता तेथें पड्याच्या किनारीवर निळ्या सुताची बिरडीं 
लाविलीं, तसेंच दुसऱ्या पडद्याच्या किनारीवरहि तशीच 
बिरडीं राविली. १२ एका पडद्याला त्याने फ्नास 
बिरडी केलीं व दुसर्‍या पडद्याच्या किनारीवरहि पन्नास 
बिरडीं केलीं; हीं बिरडीं समोरासमोर होतीं. १३ त्क्षॅब 
त्यानें सोन्याचे पन्नास आंकडे बनविले; त्या आंकड्यानी 
त्यानें पडदे अशा प्रकारे जोडिळे कीं सवे मिळून 
मिवासमंडप अखंड झाला. १४ निवासमंडपावर तंबू 
२ नंतर बसाळेळ व अहलियाब यांस आणि ज्या | असावा म्हणून बकर्‍्याच्या केसांचे अकरा पढदे त्याने 
[द मनुष्यांच्या हृदयांत परमेश्वराने बुद्धि धातली | बनविळे. १५ एकेका पडद्याची लांबी तीस हात व 
ती व ज्यांस हें कार्य येऊन. करण्याची स्फूर्ति झाली | रुंदी चार हात होती; हे अकरा पडदे. एकाच मापाचे 
ती त्यांस मोझानें बोलाविले; २ इद्लाएळ लोकांनीं | होते. . १६ त्यानें पांच पडदे वेगळे जोडिले.व सहा पडदे 
बरेत्रस्यानाच्या सेवेसाठी व तें बांधण्यासाठी जें एकंदर | वेगळे जोडिले. १७ जोडून केलेल्या एका शेवटल्या 
पैण आणिलें होतें तें त्यांनीं मोझाच्या पुद्ठन घेतलें. | पडद्याच्या किनारीवर त्यानें पन्नास बिरडीं केलीं, तशींच 
कांनीं रोज सकाळीं आपलीं स्वसंतोषाची अपेणें | दुसऱ्या कनातीच्या शेवटल्या पडद्याच्या किनारीवरहि 
जपाझीं आणण्याचा क्रम चाळ ठेविला. ४ जे बुद्धि- | त्यानें पश्नास बिरडीं केलीं. १८ हा तंबू जोडून एक करण्या- 
न्‌ पुरुष पवित्रस्थानाचें सगळें काम करीत होते ते | साठीं त्यानें पितळेचे पन्नास आंकडे बनविले. १९ या 
१. आपआपले काम सोहून मोशाकडे आले; ५ ते । तंबूसाठीं तांबडा रंग दिलेल्या मेंल्यांच्या कातड्याचे 
शाला म्हणाळे, परमेश्वराने जें काम करण्याची आज्ञा | एक आच्छादन व त्यावर तहशाच्या कातह्घाचें एक 
ली आहे. तें करण्यास जी सामम्री लागते तीपेक्षां | आच्छादन केलें 
कळ अधिक लोक आणीत आहेत. ६ तेव्हां २० मग निवासमंडपास उभ्या लावण्यासाठी त्याने 
यने सवे छावणीभर असा हुकूम फमोविला कीं | बाभळीच्या लाकडाच्या फळ्या केल्या. २१ प्रत्येक 
णा पुरुषाने किंवा ख्रीने पवित्रस्थानाप्रीत्यय आणखी । फळी दहा. हात लांब व दीड हात रंद होती. 
प्बाचें वगैरे काम करून आणं नये. याप्रमाणें आणखी | २२ प्रत्येक फळी दुसर्‍या फळीशीं जोडण्यासाठी त्याने 
पणे आणण्यास प्रतिबंध झाला. ७ त्यांच्या हातीं जी । तिला दोन दोन कुसें केलीं; त्यानें निवासमंडपाच्या 
मशभ्री होती ती तें सवे काम करण्यास पुरून उरेशी होती. | सवे फळ्या अशाच. केल्या. २३ निवासमंडपासाठीं ज्या 
८ त्यांतळे जे चतुर पुरुष काम करील होते त्या | फळ्या त्यानें केल्या. त्यांपैकी वीस दक्षिण बाजूस 
वौनी दहा पडद्यांचा निवासमंडप केला; हे ”पडदे । लाविल्या; २४ त्या वीस फळ्यांच्या खालीं. लावण्या- 
हनी कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे आणि निळ्या, | साठी चांदीच्या ' चाळीस खुरच्या केल्या; एकेका 
१०१ 


अर है६५२४-दहे७ः१9७ 





कळीच्या खालीं तिच्या दोन: कुसांसाठीं त्याने दोन 


दोन. खुरच्या केल्या. २५ त्याप्रमार्णेच न 


दुसऱ्या . म्हणजे उत्तर बाजूसाठीं त्यानें वीस फळ्या 
केल्या: २६ त्यानें त्यांसाठी चांदीच्या चाळीस खुरच्या 
केल्या म्हणजे एकेका कळोच्या-खालीं दोन दोन खुरच्या. 
२७ निवासमंडपाच्या मागल्या म्हणजे पश्चिम बाजूसाठीं 
त्यानें सहा फळ्या केल्या, २८ आणि मागल्या बाजूस 
निवासमेडपाच्या कोपऱ्यांसाठीं त्यानें दोन फळ्या केल्या. 
२५ ह्या फळ्या खालपासून. दोन दोन असून त्या 
दोन्ही वरच्या भागीं एकेका कडीनें त्यानें जुळविल्या; 


३० या प्रकारें आठ फळ्या व त्यांना चांदीच्या सोळा 


खुर्च्या झाल्या, अथोत्‌ एकेका फळीखालीं दोन दोन , 
३१ त्यानें बाभळीच्या लाकडाचे : 
अडसर तयार केले, निवासमंडपाच्या एका बाजूच्या ' 


खुरच्या होत्या. 


फळ्यांसाठीं पांच, २२ दुसच्या बाजूसाठीं पांच 
आणि निवासमंडपाच्या पश्चिमेच्या म्हणजे मागल्या 
बाजूसाठीं पांच; ३३ आणि त्यानें फळ्यांच्या मध्यभागीं 
लावावयाचा मधला अडसर तंबूच्या एका शेवटापासून 
दुसऱ्या शेवटापर्यंत पोंहचे असा केला. ३४ त्या फळ्या 
त्यानें सोन्याने मढविल्या, अडसर लावण्याच्या कड्या 
सोन्याच्या बनविल्या आणि अडसरहि सोन्याने 
मढविले. न ी 

२३५ सग त्यानें निळ्या, जांभळ्या आणि किरमिजी 
रंगांच्या. सुताचा आणि तलम. सणाच्या कापडाचा एक 
अंतरपट बनविला व त्यांत चतुर कारागिराकडून 
करूब काढविले; ३६ आणि त्यासाठी त्यानें बाभ- 
ळीच्या लाकडाचे चार खांब. केळे व ते सोन्याने 
मढविले; त्यांच्या आंकड्या 
त्यांच्यासाठी चार चांदीच्या खुरच्या ओतिल्या. ३७ 
त्यानं तंबूच्या -दारासाठी निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी 
रंगांच्या सुताचा व. कातलेल्या तलम सणाच्या काप- 
डाचा वेलवुद्रेदार पडदा बनविला; ३८ व त्यानें त्याचे 
पांच खांब व आंकडे बनविले; त्यांचे  शिरोभाग- व 
त्यांची बंधनं :सोन्यान मदबिलीं; आणि त्यांच्या पांच 


सोन्याच्या केल्या आणि 


खुरच्या पितळेच्या बनविल्या. 
१ मग बसालेल याने बाभळीच्या लाकडाचा 
३9 एक कोडा तयार केला;. त्याची लांबी अडीच 
हात, रुंदी दीड हात आणि उंची दीड हात 
होती; २ त्यानें तो आंतून व बाहेरून शुद्ध सोन्याने 
मढविला; त्यास सभोवती सोन्याचा कंगोरा केला. 
३ त्याच्या चारी पायांस लावण्यासाठी त्याने सोन्याच्या 
चार कल्या ओतून एका बाजूस दोन व दुसऱ्या बाजूस 
दोन लाविल्या. ४ त्यानें बाभळीच्या. लाकडाचे 


| दांडे करून तेहि सोन्याने मढविले. ५ कोश उचलावया- 
दोन्ही कोपफऱर्‍्यांसाठीं त्यानें अशा दोन फळ्या केल्या. । २ 


साठीं ते दांडे त्यानें त्याच्या दोहों बाजूंच्या कब्धांत 
घातले. ६ त्यानें झुद्ध सोन्याचे दयासन बनविर्ले; त्याची 
लांबी अडीच हात व रंदी दीड हात. होती. ७ त्याने 
सोनें घडवून दोन करूब केले; ते दयासनाच्या दोन्ही 
बाजूंस केळे; ८ एक करूब एका बाजूस व दुसरा 
करूब दुसऱ्या बाजूस केला; करूब व दयासन 
अखंड असून ते त्यानें दोहों बाजूंस केले.. ९ त्या करूबांचे 
प्रेख असे पसरले होते कीं त्यांनीं तें दयासन झाकळें 
होतें; त्यांची मुखे समोरासमोर असून त्यांची दृष्टि 
दयासनाकडे लागलेली होती. 

१० त्यानें बाभळीच्या लाकडाचे मेज बनविले, 
त्याची लांबी दोन हात, रुंदी एक हात व उंची दीड 
हात होती; ११ त्याने तें झुद्ध सोन्याने मढविलं व 
त्याच्या सभोवार सोन्याचा कंगोरा केला; १२ आणि 
त्यानें त्याच्यासाठी चार बोट. रुंदीची एक पाळ केली 
व त्या पाळीस सभोवार सोन्याचा कंगोरा केला. 
१३ त्याच्यासाठी सोन्याच्या चार कव्या ओतून 
तयार केल्या व त्याच्या चारी पायांवरल्या चार कोप- 
ऱ्यांस त्या लाविल्या. १४ ह्या कल्या त्या पाळीच्या 
ल्यत होत्या; मेज उचलावयासाठीं त्यांत दांडे छतले. 
१५ मेज उचलावयासाठीं बाभळीच्या लाकडाचे दांडे 
केले व ते सोन्याने मढविळे; १६ आणि त्याने 


- मेजावरलीं पात्रें म्हणजे तबके, घुपाटणीं, सुरया, व 


पेयार्पणाचे प्याले हीं सवे शद्ध सोन्याची केली. 
--१७ त्याने झुद्द सोन्याचा दीपवृक्ष बनविला, व हा 


१०२ 


निगम 


अ० हे%१७-दे€१ या 





औषद, त्याची बैठक, त्याचा दांडा, त्याच्या वाट्या; 
त्याचीं बोंडे व त्याची फुलें हीं सवे एकाच अखंड 
लुकल्याचीं : घडविली; १८ 
शाखा होत्या; एका बाजूस तीन व दुसऱ्या बाजूस 
लीन; १९. प्रत्येक शाखेला बदामाच्या फुलांसारख्या 
लीन तीन वाढ्या बोंडांफुलांसह केल्या आणि दुसर्‍या 
बाजूच्या त्याच्या जोडीच्या प्रत्येक शाखेलाहि बदामाच्या 
फुलांसारख्या तीन तीन वाय्या बोंडांफुलांसह्ह केल्या; 
दीपत्रक्षांतेन निघालेल्या सहा शाखांची रचना अज्ञीच 
होती. २० दौपत्रक्षाच्या दांडीला बदामाच्या फुलां- 
सारख्या बोंडांफुलांसह चार वाठ्या होत्या; २१ दीप- 
ब्रक्षातून निघालेल्या सहा शाखांस दोन दोन शाखांच्या 
खालीं एक एक बोंड असून तीं अखंड अशीं होतीं. 
२२ बोंडे व शाखा हीं संवै अखंड असून तो सबंध 
दीपश्रक्ष शुद्ध सोन्याचा एकच तुकडा ठोकून घडिला. 
२३ त्यानें त्या दीपत्रक्षाचे सात दिवे, त्याचे चिमटे व 
गुलदानें झुद्ध सोन्याची केलीं. २४ त्यानें तो दीप- 
बक्ष व त्याचें सवे उपकरणसाहित्य एक किक्रार शुद्ध 
सोन्याचे केटे. 
२५ म्य त्यानें बाभळीच्या लाकडाची धुूपवेदी 
: केली; तिची लांबी एक हात व रुंदी एक हात अशी 
ती चौरस होती; तिची उंची दोन हात होती व तिची 
शें अंगचींच होतीं. २६ त्यानें त्या वेदीत्ता वरचा भाग, 
तिच्या चारी बाजू व तिंचीं शंगे झुद्ध सोन्याने मढविलीं 
व तिला सभोवार सोन्याचा कंगोरा केलां. २७ त्यानें 
सोन्याच्या कड्या करून तिच्या केंगोऱ्याच्या खालीं तिच्या 
दोन्ही भागांस, दोन कोनांस वेदी उचळून नेण्याचे दांडे 
घालण्यासाठी दोन दोन लाविल्या. २८ त्यार्ने बाभळीच्या 
लाकडांचे दांडे करून ते सोन्याने मढविळे. २९ त्यानें 
थवित्र अभिषेकाचे तेल आणि सुगंधी द्रव्यांचा . शुद्ध 
घूप गंधी बनवितात तसा बनविला. 
१ त्यानें होमवेदी बाभळीच्या लाकडाची 
शट केली; तिची लांबी पांच हात व रुंदी पांच हात 
-.. अश्ी ती चौरस असून तिची उंची तीन हात 


होती. २ त्यानें तिच्या चारी कोपर्‍यांस चार शंगें 


ह्या दीपवृक्षाला सहा 


शंभर हात होते; १० 


| बनविली; तीं तिच्या अंगचींच होतीं; त्यार्ने ही वेदी 


पितळेनें मढविली;, ३ आणि त्यानें वेदीर्ची -स्वे थान 
म्हणजे हंब्धा, पावडीं, कटोरे, कांटे, अम्तिपात्रें हीं. सर्व 
पितळेची बनविलीं. ४ वेदीला त्याने सभोवार 
केगोऱ्याच्या खालीं पितळेच्या. जाळीची एक चाळणी 
केली, ती वेदीच्या खालून तिच्या अर्घ्या उंचीपर्यंत 
होती. ५ त्यानें पितळेच्या चाळणीच्या चारी कोपर्‍यांना 
दांडे घालण्यासाठी चार कड्या ओतून तयार केल्या 
६ त्यानें बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करून ते पितळेनें 
मढविले. ७ वेदी उचलण्यासाठी तिच्या बाजूंच्या 
कड्यांत त्यानें दांडे घातले; मध्यें पोकळ ठेवून बाजूस 
फळ्या बसविलेली वेदी बनविली. 

८ त्यानें गंगाळ व त्याची बैठक पितळेची बनबिली, 
दशशनमंडपाच्या दाराशी ज्या स्रिया सेवा करीत त्यांच्या 
आरशांची ही पितळ होती.. 

९ त्यानें अंगण तयार केलें; त्याच्या दक्षिण बाजूला 
कातलेल्या तलम सणाचे  विणिलेले पडदे एकंदर 
त्यांना वीस खांब होते 
व त्या खांबांना पितळेच्या वीस खुरच्या होत्या; खांबांचे 
आंकडे व त्यांची बंधने चांदीची होतीं. ११ त्यांच्या 
उत्तर बाजूसहि शंभर हात लांबीचे पडदे होते; 
त्यासहि वीस खांब असून त्यांस पितळेच्या वीस 
खुरच्या होत्या; खांबांचे आंकडे व त्यांचीं बंधनं चांदीची 
होतीं; १२ आणि पश्चिम बाजूस पन्नास हात लांब पडदे 


होते; त्यांस दहा खांब व दहा खुरच्याहि होत्या; ह्या 


खांबांचे आंकडे व बंधर्ने चांदीची होतीं. १३ पूर्वे- 
कडील बाजू पन्नास हात ठेवली. १४ अंगणाच्या 
द्वाराच्या एका बाजूला पंधरा हात लांबीचे पडदे होते, 
त्यांना खांब तीन व खुरच्याहि तीन होत्या, १५ आणि 
अंगणाच्या द्वाराची दुसरी बाजू _ तशीच होती; 
अंगणाच्या द्वाराच्या ह्या बाजूस व त्या बाजूस पंधरा 
पंधरा हात पडदे होते, त्यांना खांब तीन तीन अं 
त्यांच्या खुरच्याहि तीन तीन होत्या. १६ अंगणाच्या 


सभोवतालचे सर्व पंडदे कातलेल्या तलम सणांच्या 


कापडाचे होते. १७ खांबांच्या खुर्च्या पितळेच्या 


१०३ 


अ० दे८!१७-३९:७. 


निगम 





आणि त्यांचे आंकडे व त्यांची बंधने चांदीची . होतीं; 
त्यांचे मथळे चांदीने मढविळे होते आणि अंगणाचे 
सर्व खांब चांदीच्या बंधनांनीं. जोडिले होते. १८ 
अंगणाच्या द्वाराचा पडदा वेलबुट्टीदार असून निळ्या, 
जामळ्या व किरमिजी रंगांच्या सुताचा आणि 
कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा होता; त्याची 
लांबी वीस हात व त्याची रुंदीकडील उंची अंगणाच्या 
कनातीइतकी पांच हात होती. १९ त्याचे खांब चार 
आणि त्यांना पितळेच्या खुरच्या चार होत्या; त्यांचे 
आकडे चांदीचे असून त्यांचे मथळे. चांदीने मढविले 
होते व त्यांची बंधने चांदीची होती. २० निवास- 
मंडपाच्या आणि अंगणाच्या सभोवार असलेल्या सवे 
मेखा पितळेच्या होत्या. 

२१ निवासमंडपाचें म्हणजे आज्ञापटाच्या. निवास- 
मंडपाचें जें सामान लेव्यांच्या सेवेकरिता. केलें त्याची 
यादी मोशाच्या सांगण्यावरून अहरोन याजकाचा पुत्र 
इथामार यानें केली ती हीच. २२ ज्या ज्या वस्तु करण्या: 
विषयीं परमेश्वराने मोशाला आज्ञा दिली होती त्या यहूदा 
वंशांतील हुराचा नातू. व उरीचा पुत्र बसालेल यानें 
बनविल्या. २२ त्याच्या जोडीला दानवंद्यांतीठ अहिसा- 
माकाचा पुत्र अहलियाब हा कोरींव काम करणारा चतुर 
कारागीर असून निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या 
व तलम सणाच्या कापडावर कधिदा काढणारा होता. 

२४ पवबित्रस्थानाच्या सवे कामासाठी लागलेले 
लोकांनीं अर्पण केलेलें सगळें सोनें एकोणतीस किकार 
होते, आणि पवित्रस्थानांतील शेकेलाच्या. चलनाप्रमाणे 
सातशे तीस शेकेल होतें. 


ती ..दभर किक्कार भरली, -. आणि < पवित्रस्वानांतील 
शेकेठाच्या. चलनाप्रमाणे सतरा पंचाहत्तर . झेकेल 
भरली; २६. म्हणजे जितके वीसं वर्षांचे व त्यांहून 
अधिक वर्षांचे होते त्यांची गणती झाली तेव्हां, ते सहा 
लाख साडेतीन हजार पत्रास भरले. त्यांतल्या एकेकामागें 
पवित्रस्थानांतीठ  झेकेलच्या 

१ निगेम २५:३९ पाहा. - 


२५ . मंडळीपैकी , 
नोंद_ करण्यांत. आली होती. त्यांनीं -जी चांदी आर्पिळी 


चलनाशमार्णे. एकएक. 


बेका म्हणजे अर्धा शेकेल मिळाला. २७ ती शंभर 
किक्कार चांदी पवित्रस्थानांतील खुरच्या व पडद्याच्या 
स्ुरच्या ओतण्यास लागली; एकेका खुरचीला एक एक 
किक्कार अश्या रांभर किक्कारांच्या शांभर खुरच्या केल्या. 
२८ आणि बाकीच्या सतराझ्षें पंचाहत्तर ज्ञेकेल चांदीचे 
खांबांसाठी आंकडे केले; खांबांच्या मथळ्यांवर . मठवणी 
केली व॒ त्यासाठीं बंधने बनविली. २९ अपण 
केलेली पितळ सत्तर किक्कारा व दोन हजार चारशे 
शेकेल होती. ३० ती पितळ घेऊन दर्शनमंडपाच्या 
द्वाराच्या खुरच्या, पितळी वेदी, पितळी चाळणी आणि 
वेदीचें सवे सामान, ३१ व अंगणाच्या चारी बाजूंच्या 
खुरच्या, त्याच्या दाराच्या खुरच्या आणि निवासमंडप 
ब॒ अंगण यांच्या चोर्हो बाजूंच्या मेखा बनविल्या. 
१ त्यांनी पवित्रस्थानांतील सेवेसाठी निळ्या, 
४९५ जांभळ्या व किरमिजी रंगांचे सूत विणून 
वते केली, आणि अहरोनासाठीं पवित्र बरें 
केलीं; परमेश्वराने मोशाला सांगितलें होतें त्या- 
प्रमाणें हें केलें. 

२ त्यांनी एफोद सोन्याच्या जराचें आणि निळ्या, 
जांभळ्या क किरमिजी रंगांच्या सुताचे व तलम 
सणाच्या कापडाचे तयार केलें. ३ त्यांनीं सोनें ठोकून 
त्याचे पातळ पत्रे केळे आणि ते पत्रे कापून त्याची 
तार केली आणि ती चतुर कारागिराकडहून निळ्या, 
जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या व तलम सणाच्या 
कापडांत भरिली. ४ त्यांनी एफोदाला खांद्पट्टच्य 
जोडिल्या; त्याचीं दोन्ही शेवटे जोडिली. ५ एफोद 
बांधावयासाठीं त्याजवर जी कुशलतेने विणिळेली पट्टी 
असते तिची. बनावट त्याच्यासार्ीच असून ती 
अखंड तुकड्याची केली; ती सोन्याच्या जराची आणि 
निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगाच्या सुताची आणि 
कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाची केली; परमेश्वराने 
मोशाला सांगितलें होतें त्याप्रमाणें हें केलें. 

६ मुद्रेवर छाप कोरितात तशीं त्यांनीं गोमेद 
मण्यांवर इस्ाएलाच्या पुत्रांची नांवें कोरिलीं; ते मणी 
सोन्याच्या. जाळीदार कोंदणांत. बसविळे, ७ इस्राएल- 


१० 


- निर्गम 








डच स्मारकरत्नें व्हावी म्हणून तीं एफोदाच्या : 


स्वांदपद्रथांवर लाविली; परमेश्वराने मोशाला सांगितलें 
सेतें त्याप्रमाणें हें केलें. 


८ त्यानें एफोदाप्रमार्णेच कातलेल्या सोन्याच्या 


जराचा आणि निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी रंगांच्या . 


सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा उरपट 
चतुर कारागिराकडून बनविला. * तो चौरस होता; 
“हा उरपट त्यांनीं दुहेरी केला; तो दुहेरी असून एक 
वीत लांब व एक वीत रंद होता. १० त्यांत रत्नांच्या 
चार रांगा बसविल्या; पहिल्या रांगेत लाल, पुष्कराज 
व माणीक; ११ दुसऱ्या रांगेंत पाच, नीलमणि व 
हिरा; १२ तिसर्‍या रांगेंत तूृणमणि, सूर्यकांत व 
पद्मराग; १३ आणि चौथ्या रांगेंत लसणा, गोमेद 
__ व यास्फे; हीं रत्ने सोन्याच्या जाळीदार कोंदणांत 
खव्विलीं. १४ इल्लाएल्पुत्रांच्या नांवांच्या संख्येएवढीं 
हीं रत्ने होतीं; त्यांच्या संख्येप्रमाणें बारा नांदे होतीं 


- मुद्रा जशी खोदितात. तसें बारा वंशांप्कीं एकेकाचें. 


".नांव एकेका रत्नावर त्यांनी खोदिळें. १५ दोरीसारखा 
वीळ घातलेल्या शुद्ध सोन्याच्या सांखळ्या करून 
उरपटाला लाविल्या. १६ सोन्याची दोन जाळी- 
दार . कोंदर्णे आणि दोन कब्या - करून उरपटाच्या 
- दोहो शेवटांस लाविल्या. १७ उरपटाच्या शेवटांस 
ठाविलेल्या दोन्ही कल्थांत सोन्याच्या पीळ घातलेल्या 
सांखळ्या घातल्या. १८ पीळ घातलेल्या दोन्ही 
सांखळ्यांचीं दुसरीं दोन शेवटें दोन्ही जाळीदार कोंदर्णांत 
जडून त्या एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्टयांवर पुढल्या 
भागी लाविलीं. १९ सोन्याचे आणखी दोन कोयंडे 
करून उरपटाच्या दोन्ही झेवटांवर म्हणजे एफोदाच्या 
आंतल्या बाजूस असलेल्या कोरीवर . लाविले. २० 
सोन्याचे आणखी दोन कोयंडे करून एफोदाच्या 
दोन्ही खांदपट्ट्यांवर खाळून त्याच्यासमोर. त्याच्या 
सांध्याजवळ . विणिलेल्या बुट्टीदार पंटडीवर लाविले. २१ 
त्यांनी त्या उरपटाचे कोयंडे एफोदाच्या कोयंच्थांना 
: निळ्या फितीर्नें असे बांधिले कीं एफोदाच्या बुड्टीदार 
पट्टीवर तो राहावा आणि त्यापासून तो अलग होऊं नये: 





अ ३े९७-३४ 


र 


परमेश्वराने मोशाला सांगितलें होतें त्याप्रमाणे हे केलें. 

- २२ त्यानें एफोदाबरोबर ल्यावयाचा झगा विणून संघ 
निळ्या रंगाचा केला; २२ मध्यभागी चिलखताच्या- 
प्रमाणें एक भोक ठेविलें, आणि तो फार्द नये म्हणून 
त्या भोकाच्या किनारीला सभोवार गोट घोतला. 
२४ त्यांनीं त्या झग्याच्या खालच्या घेरांत सभोवार निळ्या, 
जांभळ्या व॒ किरमिजी रंगांच्या कातलेल्या सुताची 
डाळिंबे काढिली; २५ शुद्ध सोन्याची घुंगरे . केलीं 
आणि. झग्याच्या खालच्या घेरांत सभोषार दोन. दोन 
डाळिंबांच्या दरम्यान एकएक अशीं तीं लाविली; 
२६ म्हणजे झग्याच्या खालच्या घेरांत. सभोवार एक 
सोन्याचे. घुंगरू व एक डाळेंब, पुन्हा एक सोन्याचे 
घुंगरू व एक डाळिंब अशीं तीं. लाविली; हा झगा 
सेवा . करण्याच्या समयीं घालीत; परमेश्वराने मोशाला 


“सांगितलें होतें त्याप्रमाणें हें. केलें. 


२७ अहरोन क॑ त्याचे पुन्न यांच्यासाठी तलम 


सणाच्या विणिलेल्या कापडाचे अंगरखे, २८ आणि 


तल्म सणाचा मंदील, तलम. सणाचे सुंदर फेटे, 
कातलेल्या तलम ' सणाचे चोळणे, २९ कातलेल्या 
तलम सणाचा आणि निळ्या, जांभळ्या व किरमिजी 
रंगांचा कविदा काढलेला कमरबंद हीं बनविलीं; .परमे- 
श्वरानें मोशाला सांगितलें होतें त्याप्रमाणें हें केलें. 

३० त्यांनीं पवित्र मुकुटाची पडका शुद्ध सोन्याची 
केली व सुद्रा कोरितात तशीं तिच्यावर हीं अक्षरें 
कोरिलीं: परमेश्बराप्रीत्यये पिचि. ३२१ ती 
मंदिलावर बांधितां यावी. म्हणून तिला त्यांनी निळ्या 
रंगाची फीत लाविली; परमेश्वराने मोशाला 
होतें त्याप्रमाणें त्यांनीं हे. केलें. 

३२ या प्रकारे दर्शनमंडपाच्या निवासमंडपारचें 
सव काम समाप्त झालें; परमेश्वराने .मोशाला आह्ञा दिळी 
होती तिच्याबरहुकूम इल्लाएळ लोकांनीं सर्वे कांहीं केलें.. 

३२ त्यांनी भग तो निवासमंडप मोशाकडे आणिला; 
तंबू व त्याचें सर्वे सामान म्हणजे त्याचे. आंकडे, त्याच्या 
कळ्या, त्याचे अडसर, त्याचे खांब व त्याच्या खुरच्या 
३४ आणि मेंढ्यांची लाळ रंगविलेली कातडी व. तदाची' 


१०५ 


अर. ३े९४२४-७०:२१ 
आणि:. अंतरपट; . २५ आशज्ञापटाचा कोश व 
त्याचे दांडे आणि. दयासन; ३९ मेज, त्यावरील सर्व 
सामान व -समर्पित केलेली भाकर;. ३७ शुद्ध दीपदृक्ष, 
त्याचे दिवे म्हणजे रांगेने लावावयाचे दिवे, त्याचीं सर्वे 
उपकरणे आणि दिव्यांसाठीं तेल; ३८ सोन्याची वेदी. 
अभिषेकाचे तेल, सुगंधी धूप आणि तंबूच्या दारासाठीं 
पडदा; २९ , पितळी त्रेदी :आणि. तिची पितळेची 
जाळी, तिच्ने दांडे व तिचीं. सवे पार्त्रे, गंगाळ व त्याची 
बेठक; . .४०. .अंगणाचे पडदे... खांब . व... खुरच्या, 
अंगणाच्या : दाराचा पडदा, तणावे,. मेखा . आणि 
निवासमेडपाच्या. व दर्शनमंडपाच्या सेवेसाठी - कागणारें 
सवे साहित्य; ४१ पवित्रस्यानांत . सेवा करण्यासाठीं 
विणिलेलीं. तलम वस्रे, अहरोन याजकाची पवित्र वळे 
आणि याजकाचें काम चालविण्यासाठी त्याच्या पुत्रांची 
वस्रे हीं सर्वे त्यांनी आणिलीं: ४२- परमेश्वराने मोशाला 
आज्ञा दिली. होती .तिच्याबरहुकूम इल्लाएळ लोकांनीं 
सगळें काम केलें. ४२ मोझानें हें सवे काम पाहिलें; तें 
त्यांनीं परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमर्ण केळे आहे अक्षें त्याच्या 
नजरेस आल्यावर त्यातें त्यांस आशीर्वाद दिला 

ः १ चरमेश्वर -मोड्याला म्हणाला, २ पहिल्या 
९४०. महिन्याच्या प्रतिपदेस दशेनमंडपाचा निवास 











मंडप उभा कर. २ त्यामध्ये आहापटाचा' कोठा 
ठेव आणि तो अंतरपटानें झांक. ४ मेज: आंत नेऊन 


त्यावरळें सासान व्यवस्थेने ठेब. आणि 'दीपदक्ष आंत 
सोम्याची. धूपवेदी ठेव: आणि. निवासमेड्पाच्या - दाराचा 
पडदा लाव. | 
दारापुढे होमवेदी ठेव. ७ दशेनमंडप . आणि वेदी 
** यांच्यामध्ये गंगाळ ठेवून त्यांत पाणी भर: ८ सभोवती 


अंगण कर व त्यांच्या दारास पंडदा लाव. ९. अमि-. 


.. पेकार्चे तेल घेऊन निवासर्मंडपास आणि त्यांतल्या. सगळ्या 
बस्तूंस अभ्यंग कर आणि तो. मंडप व. त्याचें सर्व 
सामान हीं. पवित्र कर, या फ्रारें तो पवित्र होईल. 
१० होमवेदी. व तिचें सवे सामान यांस अभ्यंग करून 
ब्बित्र कर, म्हणजे ती परम पवित्र होईल. ११ गंगाळ 


६ दशेनमंडपाच्या निवासमंडंपाच्या . 











व त्याची बैठक यांस अभ्यंग करून पवित्र. कर, 
१२ अहरोन. आणि त्याचे पुत्र यांस दर्शनमंडपाच्या 
दाराशी नेऊन जलस्नान घाल. १३ अहरोनास पत्र 
वल्ले लेवीव व॒त्याला अभिषेक करून पवित्र कर 
म्हणजे तो याजकाच्या नात्यानें माझी सेवा करील. 
१४ त्याच्या पुत्रांस आणून . त्यांच्या अंगांत अंगरखे 
घाल; १५ तूं त्यांच्या पित्यास जसा अभिषेक करिशीठ 
तसाच त्यांस कर, म्हणजे ते याजकाच्या नात्यानें माझी 
सेवा करितील; हा त्यांचा अभिषेक पिढ्यानपिढ्या 
निरंतरच्या याजकपदाचा दशक होईल. १६ मोशानें 
असें . केलें; परमेश्वराने आज्ञा दिल्याप्रमाणें त्याने सवे 


:१७ आणि दुसऱ्या वर्षांतील. पहिल्या महिन्याच्या 
प्रतिपदेस निवासमंडपाची उभारणी झाली. १८ मोशानें 
निवासमेडप उभा केला; त्यानें त्याच्या खुरच्या बसवून 
फळ्या लाविल्या, अडसर लाविळे ब त्याचे खांब उभे 
केले; १९ आणि . त्यानें निवासमंडपावरून तेबू 
ताणिला व तंबूचें आच्छादन त्यावर घातलें; परमेश्वरानं 
आज्ञा दिल्याप्रमाणे मोशानें हॅ केलें. २० त्याने 
आज्ञापट घेऊन कोशांत ठेविला व कोशाला दांडे लावून 
त्यावर दयासन ठेविले; २१ त्याने तो कोय निवास- 
मंडपांत नेला आणि अंतरपट लावून आक्ञापदाचा 
कोश झांकिला; परमेश्वराने मोझाला आज्ञा केल्याप्रमाणे 
हे. झालें. २२ त्याने निवासमंडपाच्या उत्तर बाजूस दर्शन- 
मंडपांत अंतरपटाच्या बाहेर मेज ठेविलें, २२ आणि त्यावर 
परमेश्वरासमोर समर्पित केलेली भाकर मांडिली; .परमे- 
श्वरानें मोशाल्त आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झार्ले. २४ त्यानें 
निवाससेडपाच्या दव्तिण बाजूस दशनमंडपांत मेजासमोर 
दीपत्रक्ष ठेविला २५ आणि परमेश्वरासमोर दिवे लाविले; 
परमेश्वराने मोशाला आज्ञा केल्याप्रमाणे हॅ. झालें. २६ 
त्यानें दशनमंडपांत अंतरपटासमोर सोन्याची वेदी 
ठेविली;. २७ तिच्यावर त्यानें सुगंधी दव्याचा धूप 
जाळिला;. परमेश्वराने मोझाला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे 
झां: २८ त्यानें निवासमंडपाच्या दाराला पडदा लाविला 
२५ आणि दरशनमंडपाच्या.. निवासमंडपाच्या दारापाशी 


१०६ 


'निर्भेम 


अ० ४०:२९९-ळे.: १११३ 





होमवेदी ठेवून तिजवर होभबलि व अभ्नबलि आर्पिले; 


परमेश्वराने. मोशाठा आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झालें. 
३०. दरशैनमंडप आणि वेदी यांच्यामध्यें त्यानें गंगाळ 
ठेवून धुण्यासाठी त्यांत पाणी भरिलें. ३१ मोझे 
आणि अहरोन व त्याचे पुत्र त्यांत आपआपले हात- 
पाय धूत; ३२ ते दर्शनमंड्पांत किंवा वेदीपाशीं 
जात तेव्हां ते आपले हातपाय तेथें धूत; परमेश्वराने 
भोशाला आज्ञा केल्याप्रमाणे. हें झालें. २३३ त्यानें 
निवासमंडपासभोवतीं आणि वेदीच्या आसपास अंगणाची 
कनात उभी केली आणि त्याच्या दाराचा पडदा 
लाविला. या प्रकारें मोशानं सवे काम संपविले. 


३४ मग दरीनमंडपावर मेघाने छाया केळी व 
निवासमंडप परमेश्वराच्या तेजाने भरून ' गे. 
३५ दरशनमंडपावर मेघ स्थिर झाला आणि परमेश्वराच्या 
तेजाने. निवासमंडप भरून गेला म्हणून मोझयाला आंत 
प्रवेश करितां येईना. ३६ इस्लाएल लोकांच्या एकंदर 
प्रवासांत 'नेवासमंडपावरील मेघ वर जोई तेव्हां 
ते कूच करीत; ३७ आणि तो मेघ तेथून वर न गेला 
लर ते कूच करीत नसत; तो वर जाईपर्यंत ते 
तेथेंच थांबत. ३८ परमेश्वराचा मेघ दिवसां निवासमंडपा- 
बर राही आणि रात्रीं त्यांत अभि असे; हें असें एकंदर 
प्रवासांत सर्व इस्राएल घराण्याच्या दृष्टीस पडत असे. 


लेवीय 


१ परमेश्वराने दशनमंडपांतून. मोशाला हाक 

५] मारून म्हटलें, २ इस्राएल लोकांस असें सांग की 

तुमच्यापैकी कोणी मनुष्य परमेश्वराला पशुबलि 

अर्पीठ तेव्हां त्यानें तो गुरेंढोरे॑व  शेरडेंमेंढरें 
यांतला अपोवा. 

३ गुरांढोरांतला होमबलि अपोवयाचा असल्यास 
त्यानें निर्दोष असा नर अर्पावा; तो त्यानें दर्हन- 
मंडपाच्या दाराशी अर्पावा, म्हणजे परमेश्वरासमोर तो 
मान्य होईल. ४ यक्ञषपशूच्या मस्तकावर त्यानें हात 
ठेका म्हणजे तो पशु त्याच्या प्रायश्वित्तादाखळ मान्य 
होडेल. ५ त्यानें त्या गोऱ्ह्याचा परमेश्वरासमोर वध 
करावा, आणि अहरोनाचे पुत्र जे याजक त्यांनीं त्याचें 
रक्त अपून दरनमंडपाच्या दाराशी असलेल्या वेदीवर 
समोवतीं शिंपडावे. ६ मग त्या यज्ञपश्मचें कातडे 
काढून त्याचे तुकडे करावे. ७ नंतर अहरोन याज- 


४७ ४“णण 


काच्या पुत्रांनी वेदीवर विस्तव ठेवावा आणि त्यावर 
लॉकर्डे रवावी; ८ आणि झहरोनाचे पुत्र जे याजक 
त्यांनी वेदीवरच्या विस्तवावरील लाकडांवर तुकडे, 
शीर व वपा हीं रवावीं; ९ त्याची आंतडीं आणि 
पाय त्यानें पाण्याने धुवावे; मग याजकाने त्या सगळ्याचा 
वेदीवर होम करून ते अपोवें; तें परमेश्रराप्रीत्यर्थ 
सुवासिक हव्य होईल 

१० शेरडांमेंढरांपैकी होमबलि अर्पावयाचा अस- 
ल्यास तो निर्दोष नर असावा. ११ त्याने त्यांचा 
परमेश्वरासमोर वेदीच्या उत्तर बाजूस वध करावा, 
आणि अहरोनाचे पुत्र जे याजक त्यांनीं त्याचें रक्त 
वेदीवर सभोवती शिंपडावे. १२ त्यानें त्याचे कापून 
तुकडे करावे आणि त्याचें शीर व वपा हीं अलग 
करावीं; आणि याजकाने हे सगळें वेदीवरच्या 
विस्तवावरील लाकडांवर रचावें; १३ त्याचीं. आंतडीं 


०७ 


ब १५१ २-देः५ 





. पाय. हीं पाण्याने धुवावी आणि याजकार्ने ह्या सग- 
ळ्याचा वेदीवर होम करून ते अपावे; हा होमबलि 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य होईल 


१४ . परमेश्वराप्रीत्यर्थ त्याला पक्ष्याचा होमबलि 


अर्पांबयाचा असला. . तर होले किंवा पारव्यांचीं 
पिले त्यार्ने अपोवी. १५ याजकाने. तो पक्षी वेदीजवळ 
नेऊन त्याचें. मुंडके मुरगाळून काढावें आणि वेदीवर 


त्याचा होम. करावा आणि त्याचें रक्त वेदीच्या बाजूवर 


- निचरून टाकावे; १६ त्याचा चुनाळ व पिसे काढून 
वेदीच्या पूर्वेस राख टाकण्याच्या. ठिकाणी फेकून. द्यावी; 


१७ त्याने तो. प्रंखांच्या मधोमध फाडावा, पण ते भाग 


अलग करू नयेत; मग याजकाने वेदीवरल्या विस्तवा- 
बरोळ लाकडांवर त्याचा होम करावा; हा होमबलि 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य होय. 

१ कोणाला परमेश्वरास अन्नार्पण करावयाचें 


असल्यास त्यानें सपीठ अर्पावे; त्यावर त्यानें.-तेळ 


ओतावे आणि वरतीं धूप ठेवावा; २ मग त्यानें ते 
अहरोनाचे पुत्र जे याजक त्यांच्याकडे आणावें; त्यांतून 
मूठभर सपीठ, तेल व सगळा धूप घेऊन याजकाने 
स्प्रारकभाग म्हणून त्याचा वेदीवर होम करावा. 
आणजे तें. परमेश्वराप्रीत्यर्थ.. सुवासिक हव्य होईल 


३ अन्नार्पणांतला जो. कांहीं शेष राहील तो अहरोनाचा । 


ब त्याच्या पुत्रांचा; हा शोष परमेश्वराला अर्पावयाचीं 
जं हृव्यें त्यांतला. परम पवित्र होय. 

 _. ४. अ्टींत भाजलेळें अन्नार्पण_ करावयाचें असल्यास 
ठे तेलांत. मळलेल्या सपिठाच्या बेखमीर भाकरी 
अथवा तेल चोपडलेल्या बेखमीर पापल्या यांचें 
असावें. ५ तव्यावर भाजलेले. अन्नापेण करावयाचें 
असल्यास ते तेलाने मळलेल्या . बेखमीर सपि- 
हाचे असावें. ६ त्याचे. तुकडे करून त्यांवर तेल 
ओतावे; हें अन्नापण होय. ७ कढईत तळलेले अन्ना- 
पेण करावयाचें असल्यास तेंहि तेलांत . मळलेल्या 
सपिठाचें. असावे. ८ अशा प्रकारचें अन्नापण तू 
आणिज्लीळ तें परमेश्वरासमोर न्यावे; ते याजकाकडे 
आजून द्यावें,-व त्यानें तें वेदीपार्शी न्यावे. ९ याजकाने 





अन्नार्पणापैकी स्मारकभाग काहून त्याचा वेदीवर होम 
करावा, म्हणजे तो.  परमेश्वराप्रीत्यय॑ सुवासिक हृब्य 
होईल. १० अन्नार्पणापैकी जो कांहीं शेष राहील 
तो अहरोनाचा व त्याच्या पुत्रांचा; हा शेष परमेश्वराला 
अर्पावयाचीं जीं दृव्यें त्यांतला परम पवित्र होय. 

११ परमेश्वरास आरपिठेल्या कोणत्याहि अन्नार्पिणांत 
खमीर नसावें; खमीर किंवा मध ह्याचा अभींत होम 
कॅरून तो परमेश्वराला अर्पू नये: :१२ प्रथमफळ म्हणून 
त्यांचें अर्पण. परमेश्वराला करावें;: पण तीं सुवासिक दृष्य 
म्हणून वेदीवर अर्पू नयेत. १३ तूं करिक्षील तें सवे अभ्ना- 
पण मिठाने. रुचकर कर; तूं. आपल्या देवाशीं केलेल्या 
कराराचें मीठ आपल्या अन्नार्पणांत घालावयास चुकू नको; 
तुझ्या सवे अर्पणांत मीठ असावें. 

१४ परसमेश्वराप्रीत्यथ तू अन्नार्पण म्हणून प्रथम 
उपज आर्पिक्षील तर विस्तवावर भाजलेल्या हिरव्या 
कणसांतला दाणा, म्हणजे हिरव्या कणसाच्या चोळून 
काढलेल्या ओंब्या प्रथम उपजाचें अन्नापेण म्हणून 
आण. १५ त्यावर तेल ओत व धूप ठेव; हें अन्नार्पण 
होय. १६ चोळून काढिलेळे दाणे व तेल यांपैकीं कांहीं 
व सवे धूप स्मारकभाग म्हणून याजकाने जाळावा; हा 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ हव्य होय. । 

१ कोणाला शांत्यपैणाचा यज्ञ करावयाचा असेल 

व तो युरांढोरांचा करावयाचा असेल तर यञ्वपद्चु नर 

असो किंबा मादी असो, तो निर्दोष पाहून परमे- 
श्वराप्नीत्य्थ अर्पावा. २ त्यार्ने आपल्या बलीच्या 
डोक्यावर हात ठेवावा ब तो दर्शनमंडपाच्या दारीं 
वघावा; आणि अहरोनाचे पुत्र जे याजक त्यांनीं त्याचें 
रक्त वेदीवर सभोवती शिंपडावे. ३. शांत्यपेणाच्या 
यक्ञपद्मूच्या ज्या भागाचा परमेश्वराप्रीत्यर्थ होम करावा तो 
हा : आंतड्यांवर पसरलेली वषा व त्यांस लागून असलेली 
सवे वपा, ४ दोन्ही गुर्दे, त्यांवरली कमरेजवळची व॑ँपा 
व युर्द्यांपर्यतचा काळजावरला पडदा हीं त्यानें वेगळी 
करावीं. ५ हें सर्वे घेऊन अहरोनाच्या पुत्रांनी वेदीवर, 
विस्तवावर रचलेल्या लाकढांवरील होमबलीवर त्याचा 
होम करावा; हे. परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य होम. 


१०८ 


गर्दे, 'त्यांवरली कमरेजवळची अपा व युद्यांपर्वतचा 


१२ बकर्‍्याचा बलि असल्यास त्यानें तो परमेश्वरा 
समोर अपोवा; १३ त्यार्ने त्याच्या डोक्यावर आपला 
हात ठेवावा व दर्शनमंडपासमोर तो वघावा; आणि 
अहरोनाच्या पुत्नांनी त्याचें रक्त वेदीवर संभोवतीं 
शिंपडावे. १४ ह्या बलीचा जो भाग परमेश्वराला इब्य 
म्हणून अर्पावयाचा तो हा: आंतथ्यांवर पसरलेली 
अपा, त्यांस लागून असलेली सब वपा, १५ दोन्ही 
शुर्दे, त्यांवरली  कमरेजवळची  वपा, . आणि गुर्था- 
पर्यंतचा काळजावरील पडदा हीं वेगळी काहून घ्यावी; 
१६ त्यांचा याजकार्ने वेदीवर होम करावा. हे. सुवासिक 


हव्यान्न होय; कारण वपा म्हणून जेवढी असेल तेवढी । 


परमेश्वराची. १७ तुम्हीं वपा व रक्त सेवन करूं नये, 


यै | सर्वे वपा, 





अ> ५६०७४१८ 


| पातकास्तव पापापेण म्हणून: एक: निर्दोष: गोंय 
' परमेश्वराला अपावा. 


४. तो गोऱ्हा. परमेश्वरासमोर 
दर्शनमंडपाच्या दारी त्यानें “आणावा : वः त्याच्या . 


असलेल्या . होमवेदीच्या  पायथ्यावर . ओतावे: ८. नंत 
पापक्लीच्या गोऱद्याची सवे यपा . काढावी, म्हणजे 
आंतथ्यांवंर पसरलेली वषा, त्यांस लागून असलेली 
“९ दोन्ही गर्दे, त्यांवरली कमरेजवळ्ची 
वपा आणि गुर्द्यांपर्येतचा काळजावरला पडदा हीं 
वेगळी काढून ध्यावी; १० हे सवे भाग. शांत्यर्पणाच्या 
यज्ञांत बैलाचे काहून घेतात त्याप्रमाणें वेगळे काढून 
ध्याने व याजकाने ते हौमवेदीवर अर्पावे. ११ गोर्याचें 
कातडे, मांस, डोके, पाय, आंतडीं, होण १२ असा 
सगळा गोऱ्हा त्यानें छावणीच्या बाहेर राख टाकावयाच्या 
शुद्धत्थानीं न्यावा आणि लाकडांवर ठेवून अभीने 
जाळावा; राख टाकीत असतात तेथे तो जाळावा. 

१३ इस्राएलाच्या सवे मंडळीने चुकून कांहीं पाप 


। केलें व तें एकंदर मंडळीला कळलें नाही, आणि परमे- 


श्वरानें निषेथिलेळें एकादे कृत्य करून ते दोषी झाले; 
१४ आणि मग त्यांनीं केलेलें पाप उघडकीस आले, 
तर सवे मंडळीने गोऱयाचा पापबलि अपावा आणि 


हा तुम्हांस व तुमच्या सवे घराष्यांस पिढ्यानपिढ्या | तो दर्शनभंडपासमोर आणावा. १५ मंडळीच्या वडील 


निरंतरचा निर्बंध होय.' 


लोकांनीं परमेश्वरासमोर त्या गोऱ्याच्या डोक्यावर 


१ मग परमेश्वर मोशाल्य म्हणाला, २ इस्लाएल | आपले हात ठेवावे आणि तो परमेश्वरासमोर वघावा. 
९ ठोकांस असें सांग: परमेश्वराने निषेविलेल्या | १६ अभिषिक्त याजकार्ने त्या गोऱह्याचें कांहीं रक्त 


कृत्यांपैकी एकार्दे कृत्य सुकून केल्यानें कोणाकडेनं 
पाप घडलें; ३ अथवा लोकांस पातक लागेल अशा 
भ्रकारचें काही पाप अभिषिर्ति याजकाने केलें तर त्यानें 





घेऊन दर्शनमंडपांत॑ आणावे. १७ याजकानें त्या रक्तांत 
आपर्ठे बोट बुडवून परमेश्वरासमोर म्हणजे अंतरपटा- 
पुढें ते सात वेळी शिंपडावे. १८ मग दर्शेनमंडपांतली 


२०७९ 


अ०8:१८--५५६ 


शेवीय 





परमेश्वरासमोरची ' जी वेदी तिच्या शंग्रांस कांहीं रक्त 
अबादें आणि बाकीचें संव रक्त घेऊन दरशैनमंडपाच्या 
दाराशी असलेल्या .होमवेदीच्या पायथ्यावर . ओतावे. 
१९. त्या गोऱह्याची सवे: वपा काहून. तिचा. वेदीवर होम 
करावा. २० पापापेणाच्या गोऱ्सयाचें -जसें करावयाचें . तसेंच 
याचेंहि करावें; या प्रकारें याजकाने. इख्ताएल लोकांप्रीत्यथे 
प्रायकित्त- करावें म्हणजे. त्नांना क्षमा होईल. २१ पूर्वोक्त | 
गोऱ्हा :जाळावयाचा तसाच --हाहिं गोऱ्हा छावणीच्या 
आहेर. नेऊन जाळावा; हें मंडळीप्रीत्यर्थ पापार्पण होय. - 

२२.. आफ्ला देव . परमेश्वर यानें निषेधिळेलें 
कोणतेंहि * कृत्य चुकून झाल्याने पाप घडून - कोणी 
अधिपति दोषी झाला; २३२ आणि : त्यानें केलेळें पाप 
त्यास कळून .आलें, . तर त्यानें. एक निर्दोष 'बकरा 
बलि देण्यासाठीं आणावा; २४ त्यानें त्या बकऱ्याच्या 
डोक्यावर. . हाते ठेवावा आणि परमेश्वरासमोर जेथें 
यक्षपश्ञ. वघितात तेथें तो वधावा; हें पापार्पण. होय. 
२५ मग याजकाने आपल्या बोटाने त्या पापक्लीचें कांही 
रक्त. घेऊन होमनेदीच्या रांगांस. लावावे आणि बाकी 
सवं रक्त होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे. २६ शांत्यर्प 
णाच्या यज्ञपद्रांच्या वपेप्रमाणें याच्याहि सव वपेचा 'त्यानं 
बेदोवर होम करावा; या प्रकारें. त्याच्या.. पापाबद्दल 
याजकाने प्रायश्चित्त . करावे म्हणजे त्याला . क्षमा 
होईल. .. 

२७ साधारण लोकांपैकी कोणीं चुकून पाप केलें 
म्हणजे अर्थात्‌ परमेश्वराने निषेधिळेले एकार्दे कृत्य | 
चुकून केल्यानें पाप घहून तो दोषी झाला, २८ आणि 
त्यांने केलेलं. पाप त्याला कळून आलें, तर त्यानें त्या | 
पापाबद्दल अर्पिण्यासाठी एक निर्दोष बकरी आणावी. 
२९ त्यार्ने ह्या पापबलीच्या डोक्यावर हात ठेवावा आणि 
होमबलि वघितात त्या ठिकाणीं तो वधावा. ३० मग 
याजकाने त्याचें कांहीं रक्त बोटार्ने घेऊन होमवेदीच्या 
शंगांस लावावे आणि बाकीचे सवे रक्त वेदीच्या | 


रि 


व्हावी. म्हणून तिचा वेदीवर होम करावा; याजकाने 
त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावें. म्हणजे . त्याला क्षमा 
होइल. 

३२ त्यानें पापार्पणासाठी कोक आणिलें तर ते 
निर्दोष. असून ती मादी असावी. ३३ त्मार्ने पाप- 
बलीच्या डोक्यावर. आपला हात ठेवावा, व जेथें होम- 
बलि. वघितात तेथें तो पापारपेणासाठी बरधावा. 
३४- याजकाने आपल्या बोटाने पापबलीचें कांहीं रक्त 
घेऊन होमवेदीच्या थंगांस लावावें आणि बाकीचें रक्त 
वेदीच्या पायथ्यावर ओतार्वे; ३५ आणि शांत्यर्पणाच्या 
कोकराच्या वपेप्रमार्णे त्याची सवे वपा वेगळी काहून 
घ्यावी आणि परमेश्वराप्रीत्य्थ वेदीवर असलेल्या हब्यांवर 
तिचा. होम करावा; याप्रमाणे त्यानें केलेल्या .पापाबद्दळ 
याजकाने प्रायश्चित्त करावें म्हणजे त्याला क्षमा होईल. 
| १-तूं. कांहीं पाहिलें किंवा ऐकलं काय, असें 
ष्ऱ्‌ कोणास साक्षीदार या नात्यानें प्रतिज्ञेवर विचारिळें 
-. असतां तो कांहीं सांगत नाहीं, हें पातक त्याच्याकडून 
घडलें. तर त्याच्या दुष्कर्माचें त्याला फळ मिळेल; २ कोणी 
अशुद्ध वस्तूला नकळत शिवून अशुद्ध झाला तर तो 
दोषी होईल, मग तें अशुद्ध वनप्रचें अगर अशुद्ध प्राम- 
पशचें-शव असो, अथवा रांगणाऱ्या अशुद्ध प्राण्याचे शब 
असो : २ त्याप्रमाणेच कोणी मनुष्य कांहीं अशुद्ध वस्वुला 
नकळत शिवला असून तें त्याला कळून आठे म्हणजे तो 
दोषी समजावा, मग ती अशुद्ध, करणारी वस्तु कोणत्याहि 
प्रकारची का असेना. ४ कोणा मनुष्यानें एकादी बरीवाईंट 
गोष्ट करण्याविषयी अविचाराने प्रतिज्ञा केली, मग ती अवि- 
चारानें प्रतिज्ञा केलेली गोष्ट कोणतीहि असो, व ती त्यार्ने 
अज्ञानाने केली, आणि ती त्याला कळून आली तर अश्या 
प्रत्येक गोष्टीसंबंधाने तो दोषी समजावा, ५ तो अशा 
कोणत्याहि गोष्टीविषयी दोषी झाला तर ज्या बाबतींत.त्यानें 
पाप केलें ती त्यानें कबूल कराधी; ६ त्यानें केलेल्या 
पापाबद्दल परमेश्वराप्रीत्यथ दोषापण आणावें; त्यानें 


प्रायथ्यावर ओतावे; ३१ आणि. शांत्यपणाच्या यज्ञ: | कळषांतठी एक मादी म्हणजे कोकरू किंवा करडू 
पशूच्या . वपेप्रमा्णे याचीहि सवे : वपा, वेगळी काढून ! पापा्यषण करण्यासाठीं आणावे; आणि याजकाने त्याच्या 
ध्यावी व याजकाने ती परमेश्रराप्रीत्यर्थ सुवासिक. हब्य । पापासंबंधाने त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावें. 

१.१० 


भ० ५३-०६ ५ 





७ कोक& देण्याचें सामर्थ्य त्याला नसलें तर त्यानें आपल्या 
पापाबद्दल दोन. होळे अथवा. पारव्याचीं दोन पिले दोषा> 
बंणासाठीं परमेश्वरापाशी आणावी; त्यांपँकीं एक पापार्पण व॑ 
दुसरें .होमापॅण करावें. ८ त्यानें तीं. .याजकापाशीं 
आणावी; ' मग. याजकाने पापबलि पहिल्यानें अर्पावा 
त्याची मुंडी. त्यानें मुरगाळून मोडावी पण अलग कर्क 
नये; ९ पापबलीचें कांहीं रक्त वेदीच्या बाजूवर शिंप- 
डावे व बाकीचे रक्त वेदीच्या पायथ्यावर निचरू द्यार्वे; 
हं पापार्पण होय. १० दुसर्‍या पक्ष्याचा त्यार्ने विधिपूर्वक 
होम करावा; त्याने केलेल्या पापासंबंधानें त्याच्यासाठी 
याजकाने प्रायश्चित्त करावें, म्हणजे त्याला क्षमा होईल. 

११ दोन होले अथवा पारव्याचीं दोन 'पिळें देखील 
देण्याची शक्ति त्याला 'नसेल तर त्यानें आपल्या पापा- 
बद्दह एक दरमांश एफा सपीठ पापार्पण म्हणून 
आणावें; त्यावर त्यानें तेल घालूं नये किंवा. धूप ठेवू 
नये, कारण हें पापापेण होय: १२ त्यानें तें याजकाकडे 
आणावे आणि याजकाने त्यांतले मूठमर घेऊन स्मारक- 
भाग म्हणून वेदीवरील परमेश्वराप्रीत्यर्थ केलेल्या हग्यां- 
बर त्याचा होम करावा; हें पापापॅथ होय. १३ सदरील 
कोणत्याहि गोष्टीसंबंधानें कोणी पाप करील तर योजकानें 
त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावें म्हणजे त्याला क्षमा होईल; 
अमभ्नार्पणाप्रमाणे पापापणाचा शेष याजकाचा समजावा. 

१४ परमेश्वर मोशाला म्हणाला: १५ कोणी 
परमेश्वराच्या पवित्र केलेल्या एकाद्या वस्तूसंबंधाने 
चुकून अतिक्रमण करून पापी ठरला तर त्यानें परमे- 
श्ररास दोषार्पेण करण्यासाठीं कळपांतला एक निर्दोष 
मेंढा घेऊन आरवे; तू ठरविक्षील तितक्‍या चांदीच्या 
शेकेलांचा तो असावा, हे. झेकेळ पवित्रस्थानांतल्या 


चलनाप्रमाणे असावे; हें दोषा्पेण होय. १६ ज्या पवित्र. 


वस्तूच्यासंबंधारने त्यानें पाप केलें असेळ तिची भरपाई 
करानी, आणि तींत तिच्या मोलाचा आणखी पांचवा 
हिस्सा घाळून ती याजकास द्यावी; याजकाने हा 
: दोषापेणाचा मेंढा अपूंन त्याच्यासाठी प्रायश्वित्त करावें 
म्हभज त्याला क्षमा होईल. 


१७ परमेश्वराने निषेधिलेलें कांहीं कृत्य केल्याचे. 


पातक कोणाकहून घडलें, मग तें त्याला नकळत का घडेना: 
तर तो दोषी ठरेल व त्यांच्या दुष्क्मार्चे त्यांला फळं मिळेल. 
१८. त्यानें कळपांतला एक निर्दोष मेंढा  दोषापेणासाठीं 
यांजंकापा्शी. आणावा; तूं ठरविश्षीले ' तेवढ्या “किंमतीऱ्या 
तो “असावा; त्यानें अज्ञानाने जी चूक: केली . असेलं 
तीबद्दल याजकार्ने प्रायश्रित्त करावें, म्हणजे त्याला क्षनाः 
होहेळ. १९ हे दोषार्पण होय; * फरमेशरासंमोर--'तो. 
मनुष्य निःसंशय दोषी आहे. र 
१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला : !२:- कोणी पाप 
करून परमेश्वराचा अपराधी झाला, ' म्हणजे' ठेव. 
गहाण किंवा लूट यांसंबघानें आपल्या. दोजाऱ्याशीं 
त्यानें दगा केला किंबा त्याजवर जुलूम केला, ३ किंबा 
कोणाची हरवलेली वस्तु. हाती. लागली असतां तिथ्या- 
संबंधाने त्यानें लबाडी, करून खोटी शपथ वाहिली 
अशा ज्या गोष्टी करून लोक पापांत पडतात, त्यांपैकी 
कांहीं करून कोणी अपराधी झाला, ४ म्हणजे असलें 
पॉप करून दोषी झाला तर त्यानें लूट करून, किंवा जुलूम 
करून कांहीं घेतलें असेल तें, किंवा आपल्याजवळची 


कोणाची ठेव बुडविली असेळ ती, किंवा कोणाची 


हरवलेली वस्तु त्याल्य सांपडली असून त्याने दिली 
नसेल ती, ५ किंवा ज्या एकाद्या वस्तूसंबंधार्ने त्यानें 
खोटी शपथ वाहिली असेल ती, पुरी भरून द्यावी; ज्या 
दिवशीं तो दोषी. ठरविण्यांत येईल त्याच दिवशी 
ज्याचा. त्यानें. अपहार : केला असेल त्याची पुरी 
भरपाई करून देऊन वर आणखी एक पंचमां्य 
द्यावा. ६ त्याने परमेश्वराप्रीत्य्थ आपलें दोषार्पणहि 
आणावे; तूं ठरविक्षील तेवढ्या किंमतीचा कळपांतला 
एक निर्दोष मेंढा दोषार्पणासाठीं याजकाकडे 
न्यावा; ७ याजकाने तो घेऊन परमेश्वरासमोर 
त्याच्यासाठी प्रायव्थित्त करावें, म्हणजे जें कांही 
कृत्य करून तो दोषी झाला असेल त्याची त्याला 
क्षमा होईल. 

८ परमेश्वर मोशाला म्हणाला: ९ अहरोन व त्याचे 
पुत्र यांस आज्ञा कर कीं होमबलीचा विधि असा करा: 
होमबलि वेदीवरील इंथरवावर रात्रभर ठेवून तो सकाळ- 


१११ 


अ दै:९-०%८ 


स्वीय 





थर्येत असूं द्यावा, आणि , वेदीवरीळ अभि जळत ठेवावा... पुत्रांपैकी ओो त्याच्या पदी अभिषिक्त होईल 


१० मगर याजकाने आपला सणाचा शंग्रा घाळून व 
सणाच्या. चोळण्याने आपलें दरीर झाकून होमबलि 
अप्रीरने भस्म झाल्यावर त्याची जी राख वेदीवर राहील 
ती काहून केदीजवळ ठेगावी. ११ भग त्याने. आपलीं 
वख उतरून दुसरी बरे घालवी आणि ती. राख 
छावणीबाहेर एकाद्या शद्ध स्थळीं घेऊन जावें. 
१२ वेदीवरला अभि वेदीवरच जळंत ठेवावा, तो 
विद्व देता कामा नये; गाजकाने त्यावर नित्य सकाळीं 
इंथनं धांलन तो पेटता ठेवावा आणि त्यावर होमबलि 
रचून त्यावर शांत्यपेणाच्या वपेचा होम करावा. १३: वेदी- 
बर अभ्नि सतत जळत. ठेवावा, तो विश. देतां कामा नये. 

१४ अभ्नापेणाचा विधि असा: अहरोनाच्या पुत्रांनी 
परमेश्वरासमोर वेदीपाशी ते अन्न अपोर्वे; १५ त्या 
अन्नापेशापैक्री मूठभर सपीठ, कांहीं तेल व त्यावरला 
सगळा धूप घेऊन तो अन्नार्पणाच्या स्मारकभागाचा परमे- 
श्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य व्हावा म्हणून त्याचा वेदीवर 
.. होम करावा. १६ त्यांतून शेब राहील तें अहरोनाने व 
स्वाच्या पुत्रांनी खावे, तें त्यांनी पवित्र स्थळीं 
दर्शनमंडपाच्या अंगणांत . खमिरावांचून खार्वे. १७ तें 
आजतांना त्यांत खमीर घाल नये; तें मीं आपल्या 
हब्यांतून त्यांचा भाग म्हणून त्मांस दिलें. आहे; पापा- 
र्पण अथवा दोषार्पण जसें 'परम पवित्र आहे तसेंच 
हेहि आहे; १८ अहरोनाच्या संलतीपैकीं सर्व पुरुषांस 
ते खाण्याचा इक आहे; परमेश्वराच्या ह्यांपैकी हा 
त्यांचा हक पिढ्यानपिढ्या निरंतर चाळू राहावा, या 
इव्यांस जो कोणी स्पर्श करील तो पवित्र होईल. 

१९ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २० अहरोनाला 
अभिषेक होईल त्या दिवशीं त्यानें आपल्या पुत्रांसह 
परमेश्वरास जें अर्पण करावयाचें तें हेंः एक दरमांदा 
एफा सपीठ नित्याचें अन्नार्पण म्हणून द्यावें व त्यापैकीं 
अर्धे सकाळीं व अर्धे संध्याकाळीं अ्पार्वे. २१ तें तव्यावर 
तेलंत परतावे, त्यांत तेळ चांगलें मुरल्यावर तें घेऊन 
यावें ब त्या भाजलेल्या अन्नापणाचे भाग करून ते पर- 
मेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हृव्य म्हणून अर्पावे. २२ त्याच्या 


असेंच अपण करावें; निरंतरच्या बिधीप्रमाणे 
प्रीत्यर्थ त्याचा नि:कषेष होम करावा. २३ याजकांच्या 
सर्वे अन्नापेणांचा नि:झेष होम करावा, ती खाऊं नयेत. 

- २४ परमेश्वर मोशाला म्हणाला : 


आणितील त्याचें मांस खाऊं नये, तो अभ्नींत जाळावा. 
१ दोषापेणाचा विषि असा: हे अपेण परम 
९७ पवित्र होय. २ ज्या स्थानीं होमबलि वघावयाचा 
त्या स्थानींच दोषापेणाचा बलि वघावा आणि त्याचें रक्त 
याजकाने वेदीवर सभोवती शिंपडावे. ३ त्याची सवे बपा 
त्यानें अपीवी; त्याचें चरबीदार शेपूट, आंतब्यावर पसर- 
लेली. बपा, ४ दोन्ही गुर्दे, त्यांवरील कमरेजवळची 
वपा व युर्द्यांपर्यतेचा काळजावरचा पडदा हीं वेगळी 
काढून घ्यावी; ५ त्यांचा याजकाने वेदीवर परमेश्वरा- 
प्रीत्यर्थ हव्य म्हणून होम करावा; हें दोषार्पण होय. ६ ह्य 
बलि खाण्याचा हक याजकवर्गातल्था सर्वे पुरुषांस आहे; 
तो पवित्र स्थळीं खावा; तो परम पवित्र होय. 
७ पापार्पणासारखाच दोषार्पणाचा विधि होय; दोहोंचा 
विधि एकच; जो याजक त्यांच्या द्वारें प्रायश्रिस 
करील त्याचा त्यावर हक्क आहे. ८ नो याजक 
एकाद्या माणसासाठी होमबलि अर्पीठ त्याचा हक्क त्या 


११२ 





- होमबलीच्या कातल्यावर आहे. ९ भद्ींत, कढईत 


'किंबा तव्यावर भाजलीं जाणारी सर्वे अन्नार्पणें यह करणाऱ्या. 


याजकार्ची होत. १० प्रत्येक अन्नबलि, मग तो तेलाने 


मिश्रित असो अथवा कोरडा असो, तो अहरोनाच्या सवे. 


“बंशजांचा होय: त्या सवीचा त्यावर संमान हक्क आहे. . 
११. परमेश्वराप्रीत्य्थ कोणास शांत्यपण करावयाचें 
' असल्यासं त्याचा विधि हा: १२ त्याला तें -उपकार 
स्मरणास्तव करावयाचे असेळ तर तेलांत मळलेल्या 
बेखमीर भाकरी, तेल लावलेल्या बेखमीर पापण्या 
आणि तेलांत मळलेल्या सपिठाच्या तळलेल्या , पुर्‍या 
'उपकारेस्तुतीच्या अर्पणासह अर्पाव्या; १३ ' आणि 
“ह्या उपकारस्मरणान्या शांत्यपॅणासह.. खमीर घातलेल्या 
-आकरीहि अर्पाव्या. १४ छ्या प्रत्येक अपेणांतून त्यानं 
“एक एक भाकर परमेश्वराप्रीत्यर्थ समर्पित केलेला अंश 
म्हणून अर्पावी, शांत्यपणाचें रक्त शिंपडणाऱ्या य़ाजकांचा 
तिच्यावर हक आहे. 
: १५ उपकारस्मरणास्तव केलेल्या. शांत्यपणाच्या यज्ञ- 
बलीचें मांस अर्पावयाच्या दिवशीच खावे; सकाळपर्यंत 
त्याते कांहीं राहूं देऊं नये; १६ पण: यज्बलीचं अर्पण 


- नवसाचे अथवा स्वसंतोषाचें असल .तर ज्या दिवशी ते 


तौ अपील त्या दिवशीं ते खावे; आणि जें कांहीं त्यांतले 
: राहील तें दुसऱ्या दिवशींहि खावे; १७ त्या. यज्ञबटीचे 


कांहीं मांस तिसरे दिवशीं राहिलं तर तें अभ्रींत जाळावे 


१८ त्याच्या शांत्यपणा'च्या यक्षबलीच्या मांसापैकीं कांहीं 
तिसरे दिवशीं खाण्यांत आलें तर तें मान्य होणार नाहीं: 
त॑ अपण करणाऱ्याच्या हिशोबीं गणिळें जावयाचं नाही. 
तें अमंगळ ठरेल; आणि जो कोणी ते खाईल त्याला 
"त्याच्या ह्या दुष्कर्माचें कळ मिळेल. 

: १९ ज्ञ्या मांसाला एकाद्या अशुद्ध वस्तूचा स्पश होईल 
'ते. खाऊं नये, तर ते" अम्तींत जाळून टाकावे. जो कोणी 
झड असेल त्यानेंच यक्चबलीचें मांस खावे; ९० पण एका- 


शाच्या ठायी अशुदता असून तो परमेश्वराप्रीत्य्थ केलेल्या. 


झांत्यपणाच्या येज्बबलीचें मांस खाईल तर त्याचा स्वजनांतून 
उच्छेद व्हावा. २१ कोणा मनुष्याचा एकाद्या अ्ुद वस्तूला 
स्पर्शे झाला, मग ती अशझुद्वता मनुष्याची असो, पंश्रची 


अ० ७: ४४-३६ 
असो किंवा. दुसऱ्या कोणत्या अमंगळ पदार्थोर्ची असो. 





'हरयानें परमेश्वराप्रीत्यर्थ केलेल्या रात्यपेणाच्या 'यंदबलीिं 


मांस खाळें तर त्याचा स्वजनांतून उेच्छेद म्हावा. : 

२९ परमेश्वर मोञाला- म्हणाला, २३ इद्लोएल लोकांस 
असें सांग :: तुम्ही बेलाची, मेंढराची अथवा बकऱ्याची 
वपा खाऊं नंये: २४ - आपोआओप' मेलेल्या जनावराची 
किंवा इतर पशूंनीं फाहून टाकिलेल्या. जनावराची बेपा 
इतर कांहीं कामाला 'पाहिजे तर लावावी, पेण ती 
मुळींच खाऊं नये. २५ परमेश्वराप्रीत्यर्थ . हव्य म्हणून 


जो यहूबलि अम्रींत होम. करून अर्पितात त्याची वपा 


कोणी खाईल तर त्याचा स्वजनांतून उच्छेद व्हावा. 
२६ तुम्ही आपआपल्या धरीं पक््याचे, जनावराचे वगैरे 
कसलेहि रक्त सेवन करूं नये. २७ जो. कोणी रक्त 
सेवंन करील त्याचा स्वजनांतून उच्छेद व्हावा. 

“२८ परमेश्रर मोझाला म्हणाला, ९९ इल्लाएल 
'लोकांस सांग : जो कोणी परमेश्रराप्रीत्य र्थ आंत्यपणाचा 
यंज्ञबलि अर्पौल त्यानं त्या शांत्यपेणाचा कांही. भांग 
परमेश्वरासमोर आणावा; २३० त्यानं आपल्या हाताने 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ हव्य आणावे; यज्ञबलीचा ऊर परमे- 
श्रराग्रीत्यर्थ.  ओवाळण्यासाठी वपेसहित आणावा. 
२३४-याजिकानं त्या वपेंचा वेदीवर होम करावा; पेण वेलीची 
ऊर अहरोन व त्याच वेशज यांचा.' ३२ तुम्ही. आपल्या 
आंत्यपणाच्या यज्ञबलींचा उजवा फरा समर्पित असलेला 
अंश म्हणून याजकाकड द्यावा. २३३ अहरोनाच्या वंशजां- 
पैकीं जो कोणी शांत्यपणाच्या यज्ञबटाचें रक्त अथवा 
वपा अपील त्याचा हक्क त्या उजव्या फर्‍यावर असोवा. 
३४ कारण इस्राएल लोकांच्या शांत्यपणांपैका ओवाळ- 
णीचा ऊर. आणि समपंणाचा फरा हे मी अहरोन 
याजक व त्याच वैडाज ग्रांस देत आहे; हे दोन्ही १स्रा- 
शल लोकांकडून मिळणारे त्यांच निरंतरच हक्क होत. 

३५ याजक या नात्यानं परमेश्वराची सेवा करण्या- 
साठीं अहरोन व त्याचे वंशज सादर करण्यांत आले 
त्या दिवशीं, परमेश्वराप्रीत्यथच' आणावयाच्या ह्यांप्की 
हा. त्याचा व त्याच्या पुत्रांचा अभिषेकभाग ठरला 
आहे; ३६ ज्या दिवशीं परमेश्वराने त्यांचा अभिषेक 


ट्‌ ११३ 


७: ३६-८५ २५ 





त. त्या: दिवशीं: त्यार्ने त्यांस - इद्लाएल लोकांकडून '.हा 
भाग. मिळावा -अश्ी आहा . केली म्हणून पिढ्यानपिढ्या 
त्यांचा हा निरंतरचा इक ठरला आहे. 

३७ होमबलि, अन्नबलि, एपपबलि, दोषबलि, याजकाच्या 
समर्पणसमयींचा बलि आणि शांत्यपेथाचा बलि यांचा विधि 
हा; २८ सीनाय रातांत इद्लाएठ लोकांनीं परमेश्वरास 
काय काय. अर्पणे करावीं. यांविषयी त्यांस आहा दिली 
त्या समयीं त्याने. मोशालाः याप्रमार्थे सीनाय डोंगरावर 
हा विधि लावून दिला. 

$ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ तूं अहरोन व 
<<. त्याजबरोबर त्याचे पुत्र. यांस आणि त्यांचीं वे 


अभिषेकाचे तेल, पापबलीसाठीं गोऱ्हा, दोन एडके 
आणि बेखमीर भाकरींची टोपली हीं घेऊन २ :दर्शन- 


मंडपाच्या दाराशी : ये. आणि तेर्थे. सवे मंडळीस. जमा 
कर.. ४ परमेश्वराच्या आक्ञेप्रमाणें मोशानें केलें; आणि 
मंडळी दर्शनमंडपाच्या. दाराशी जमा झाली. ५ :मोझानें 
मंडळीस. सांगितटें, .. प्ररमेश्वरानें जें कांहीं ; कराबयाची 
आह्ञा दिली आहे ते हे 


. ' ६ मोशानें. अहरोन व त्याचे पुत्र यांस आणून: जलस्नान 
घातलें. ७. मग. त्यानें त्यास अंगरखा. घातला;>स्य़ाच्या , 


घात आणि बुद्रीदार पट्टी एफोदावरून ::आवळिली. 
८ मग. त्यानें त्यावर. उरपट बांधिला व .त्यांत.. उरीस 
ब थुम्मीम ठेविले; ९ मग त्याच्या डोक्यांत मंदील 
घातला आणि. मंदिलाच्या पुढल्या. भागीं. सुवर्णपट्रिका 
म्हणजे पवित्र मुकुट लाबिला; परमेश्वराने . मोशाला 
आज्ञा दिल्याप्रमाणें हें झालें 

१० मगः मोझाने अभिषेकाचे. तेळ' घेऊन 
निवासमंडपास. व. त्यांत असलेल्या.. सगळ्या - वस्तूंस 
अभ्यंग -करून. पनित्र:.केलें.. ११. त्यांतठें.. कांही तेळ 
घेऊन त्यानें वेदीवर सात वेळां शिंपडिळें आणि वेदी, 
तिचें . सवे उपक्रणसाहित्य, - गंगाळ व. त्याची 
बेठक यांस अभ्यंग करून. पवित्र. केलें. १३ त्यानें 
अभिषेकाचे. कांहीं . तेक घेऊन अहरोनाच्या .मस्तकाबर 
ओविळें; येणेप्रमाणे अभिषेक करून त्याला पवित्र केळे. 


.9 ३ मग मोशानें अहरोनाच्या पुत्रांस आणिलें, त्यांस अंगरखे 
घातले, कमरेस कमरबंद कसले आणि त्यांस फेटे बांधिले; 
परमेश्वराने मोशास आज्ञा. केली होती तसें हें झालें. 

१४. मग त्यानें पापार्पणाचा गोऱ्हा आणिला आणि 
अहरोन ब त्याचे पुत्र यांनीं आपले हात त्या पापार्पगाच्या 
गोऱ्ययाच्या डोक्यावर ठेविले. १५ तो बघिल्यावर मोझाने 
त्याचें रक्त घेळऊन आपल्या बोटाने बेदीच्या छंगांस 
सभोवार लावून ती खुद. केली आणि तें रक्त वेदीच्या 
पायथ्यावर ओतिटें, व तिच्यासाठी प्रायश्रित्त करून ती 
पबित्र केली. १६ मोझशानें आंतच्यांवरील. सवे. वपा, 


'.काळजावरला पडदा आणि वपेसहित दोन्ही गर्दे हीं 


घेऊन त्यांचा वेदीवर होम केला. १७ गोऱ्हा, त्याचें 
कातडे, त्याचें मांस व त्याची विष्ठा ही. सवे तळाबाहेर 
नेऊन अमरीनें जाळून टाकिलीं; परमेश्वराने मोशाला आज्ञा 


:क्रेली होती तसें हें झालें. 


१८ मग त्याने होमबलीचा मेंढा समीप आणिला तेव्हां 
अहरोन व त्याचे पुत्र यांनीं आपले हात मेंढ्याच्या डोक्या- 
बंर ठेविले. १९ तो वघिल्यावर मोशाने त्याचें रक्त वेदीवर 
सभोवार शिंपडिळें.. २० मग त्या मेंढ्याचे खंड केले 
आणि  मोशानें त्याचें: डोकें, त्याचे मांसखंड आणि 


चपा . ह्यांचा होम केछा. २१ आंतडीं ष पाय पाण्याने 


'घुऊम मोशानें संपूर्ण मेंढ्याचा. वेदीवर होम केला, तो 
खुवासिक होमबलि. झाला; तो परमेश्वराप्रीत्यर्थ हब्य 
झाला; परमेश्वराने मोशाला आज्ञा केली होती तसें हें 
झालें. २२ मग त्यानें दुसरा मेंढा म्हणजे संस्कारविधीचा 
मेंढा समीप आणिला, आणि अहरोन व त्याचे. पुत्र 
यांनीं आपले हात त्या मेंढ्याच्या डोक्यावर ठेविले. 
२३ तो वघिल्यावर त्याचें कांहीं, रक्त मोशानें घेऊन 
अहरोनाच्या उजव्या कानाच्या दोंड्याला, उजव्या 
हाताच्या अंगठ्याला व उजब्या "पायाच्या अंगठ्याला 
लाविलें. २४ मग मोझार्ने अहरोनाच्या पुत्रांस जर्बळ 
आणून त्यांच्या उजव्या कानांच्या शोंख्याला, उजव्या 
हाताच्या. अंगठ्याला व उजव्या पायाच्या अंगठ्याला 
रक्त लाविलें; मग मोझशाने वेदीवर सभोवार तें रक्त 
शिंपडिळें. २५ त्यानें वपा, चरबीदार शेपूट, आंतण्यांवर 


क्व 


रतीय 


अ०८:२५-९:१४ 





असलेली सर्वे वपा, काळजावरला पडदा, दोन्ही गर्दे, 
त्यांवरली वषा व उजवा फरा. हीं काढून घेतली; 
२६. - आणिं परमेश्वरासमोर ठेविलेल्या बेखमीर 
भाकरींच्या  टोपलींतून एक भाकर, तेल लाविछेठी एक 
- पोळी व एक पापडी घेऊन त्या. वपेवर व उजव्या 
फऱ्यावर ठेविल्या; २७ हीं सवे त्यार्ने अहरोनाच्या व 
त्याच्या पुश्रांच्या हातांवर ठेविलीं आणि परमेश्वरासमोर 
ओवाळणीचें अपण म्हणून तीं ओवाळिलीं. २८ मग 
मोशानें तीं त्यांच्या हातांतून घेऊन त्यांचा वेदीवरल्या 


होमबलीवर होम केला, हें सुवासिक संस्कारापण झालें; 


हे परमेश्वराप्रीत्य्थ हव्य झाले. २९ मग मोशार्ने ऊर 
घेऊन परमेश्वरासमोर ओवाळणीचें - अर्पण. म्हणून 
ओवाळिला; संस्काराच्या मेंढ्याचा हा भाग मोशाचा 
होता; परमेश्वराने मोशाला आज्ञा केली होती तसें हें 
झालें. ३० मग मोशानें अभिषेकाचे तेल व वेदी- 
बरलें रक्त थोर्डेसें घेऊन अहरोन व त्याचीं वर्खे, त्याचे 
पुत्र व त्यांचीं वळले यांवर शिंपडिलें आणि अहरोन व 
त्याचीं वक्लें आणि त्याचे पुत्र व त्यांचीं वस्रे पवित्र केलीं. 

३१ मोशानं अहरोन व त्याचे पुत्र यांस सांगितलें की 
हें मांस दर्गनमंडपाच्या दारापाशी शिजवा आणि तेथें 
संस्काराच्या टोपलींतल्या भाकरींबरोबर ते खा; अहरोन 
व॒ त्याचे पुत्र यांनीं ते खावे अशी आह्ञा मीं 
दिलीच आहे. ३२ मांस व भाकरी यापकी कांहीं शेष 
राहिल्यास तीं अमींत जाळावीं:. ३३ आणि तुमच्या 
संस्कारविधींचे दिवस पुरे होत तोंवर म्हणजे सात 
दिवस तुम्ही दर्शनमंडपाच्या दाराबाहेर जाऊं नये, 
कारण सात दिवसपर्यंत तुमचा संस्कारविधि होणार. 
३४ तुम्हांम्रीत्य्थ प्रायश्चित्त व्हावें म्हणून आज केलें 
त्याप्रमाणे करण्याची आज्ञा परमेश्वराने दिली आहे. 
३५ या प्रकारें तुः्ही दर्शनमंडपाच्या दाराशी सात 
दिवस. अहोरात्र राहून परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे 
वर्ता, नाहीं तर तुम्ही मराल; कारण मला अक्षी आज्ञा 
आहे. ३६ परमेश्वराने मोझाच्या द्वारें ज्या गोष्टींविषयी 
आज्ञा केली होती त्या सर्वे अहरोन व त्याचे पुत्र 
थांनी केल्या. 


१ आठव्या दिवशी मोझानें अहरोन, : त्याचे 


र्‍ र पुत्र आणि इस्राएलांचे वडील यांस बोलाविे; 


* २ त्यानें अहरोनास सांगितलें, पापार्पणासाठीं एक 
। निर्दोष गोऱ्हा व होमार्पणासाठीं एक. निर्दोष मेंढा घेऊन 
परमेश्वरासमोर अर्पण कर; ३ आणि इल्लाएल लोकांस 
असें सांग कीं तुम्ही पापार्पणासाठीं एक बकरा आणा, 
आणि होमार्पणासाठीं एक गोऱ्हा व एक कोकरू आणा, 
हीं दोन्दीं एका वर्षाची व निर्दोष असावीं; उ आणि 
परमेश्वरासमोर शांत्यपणें करण्यासाठी एक बेल, एक मेंढा 
आणि तैलमिश्रित अन्नार्पण आणा, -कारण आज परमेश्वर 
तुम्हांस दर्शन देणार आहे. ५ मग मोने आज्ञा दिल्या- 
प्रमाणें त्यांनीं ते सवे दशनमंडपाच्या दाराशी आणिलें 
आणि सव मंडळी समीप जाऊन परमेश्वरासमोर उभी 
राहिली. ६ तेव्हां मोझे म्हणाला, तुम्हीं जें कांहीं करावें 
म्हणून परमेश्वराने आज्ञा दिली तें हे; मग परमेश्वराचे 
तेज तुमच्या दृष्टीस .पडेल. ७ मोशानं अहरोनास : 
सांगितलें, वेदीजवळ जाऊन आपला पापबलि व होमबलि 
यांचें अर्पण कर आणि स्वतांसाठीं व सवे लोकांसाठी 
प्रायश्रिस कर; आणि लोकांकडचे बलिहि अर्पण 
करून त्यांच्यासाठी प्रायश्वित्त कर: परमेश्वराने आज्ञा 
केल्याप्रमाणे हें कर. 

८ तेव्हां अहरोनाने वेदीसमीप जाऊन आपल्या 
पापार्पणाचा गोऱ्हा अर्पण केला. ९ अहरोनाचे पुत्र 
त्याजपाशीं रक्त घेऊन गेले, तेव्हां त्यानें आपलें बोट 
त्य़ांत बुडवून तें वेदीच्या शंगांस लाविळें आणि तें 
वेदीच्या पायथ्याशी ओतिलें: १०. पापबलीची वषा, 
गुर्दे व काळजावरला पडदा ह्यांचा त्यानें वेदीवर होम 
केला; परमेश्ररानं मोशाला आज्ञा केली होती तसें 
झालें. ११ मांस व कातडे त्यानें छावणीच्या बाहेर 
नेऊन अभतींत जाळिले. १२ मग त्याने होमबलीचा पशु 
वभिला, तेव्हां अहरोनाच्या पुत्रांनी त्याचें रक्त त्याजपाजीं 
दिलं; त्यानं ते घेऊन वेदीवर सभोवार ठिंपडिले. १३ मग 
त्यांनीं त्या होमबलीचे तुकडे करून एक ऐकर तुकडा व 
मस्तक हीं त्याजपाशी दिलीं त्यांचा त्यानं वेदीवर होम 
केला; १४ आणि त्यानें आंतडीं व पोय धुऊन त्यांचा 


११५ र 


अ० ९:१४--१०५१४ लेबीय 


या क्काक्य्य्चा होमबलीवर होम केला. १५ मग त्यानें लोकां- 
कडचे. अर्पण . समीप नेऊन त्यांच्यासाठी आणिलेला । सवे लोकांसमक्ष माझा महिमा व्हावा. तेव्हां अहरोन 
पापापणाचा. बकरा वघिला आणि प्रहिल्याप्रमाणें तोहि | चूप राहिला. ४ मग अहरोनाचा चुलता उज्बिएल याचे 
पापवलि म्हणून :अर्पिला; १६ आणि त्यानें होमबलिहि | पुत्र मिशाएह व एलसाफान' यांस मोशार्ने बोलावून 
समीप नेऊन विधिपूर्वक अर्पिला. १७ मग त्यानें अन्नार्पण | सांगितलें कीं तुम्ही इकडे या, तुमच्या बांधवांस 
समीप नेलें..व त्यांतले. मूठभर घेऊन त्याची वेदीवर होम | पवित्रस्यानासमोरून उचलून छावणीबाहेर घेऊन जा. 
केला; प्रातर्हामबलीखेरीज हे अरपिण्यांत आलें. १८ बैल । ५ मोशाच्या आज्ञेप्रमाणे ते आले आणि. त्यांच्या 
आणि मेंढा जे लोडांसाठीं झांत्यपैण. म्हणून आले. होते | अंगरख्यांसुद्धा त्यांस उचलून छावणीबाहेर घेऊन गेले. 
. तेहि त्यानें. वघिले आणि अहरोनाच्या पुत्रांनी त्यांचें रक्त | ६ मोशानें अहरोन आणि त्याचे पुत्र एलाजार व इथा- 
. त्याजपार्शीं दिलें, तें त्याने वेदीवर सभोवार शिंपडिलें, | मार यांस सांगितलें कीं तुम्ही आपल्या ढोक्याचे केस 
१९ आणि. त्यांनीं बैलाची व मेंढ्यांची वपा व मेंढ्याचें | मोकळे सोडूं त्रका आणि आपलीं वल्लें फाड नका; तसें 
चरबीदार झोपूट, . आंतड्यावरील. वषा, गुर्दे आणि । कराळ तर तुम्ही मराल आणि सवे मंडळीवर परमे- 
- काळजावरला..पडदा हीं त्याजपाशीं दिलीं; २० आणि । श्रराचा कोप भडकेल; परमेश्वराने जो हा अमि 
त्यांनीं वपा त्या बलींच्या. उरावर ठेवल्यावर त्यानें तिचा | पेटविला त्याबद्दद तरी तुमच्या भाऊबंदांनीं म्हणजे 
वेदोबर होम केला; २१ तर्थाप ऊर आणि उजवा फरा | सगळ्या. इस्राएल घराण्याने विलाप करावा. ७ तुम्हीं 
ह मोझाच्या आज्ञेप्रमाणे अहरोनाने परमेश्वरासमोर ओवा- | दर्शनमंडपाच्या दाराबाहेर जाऊं नये: गेलां तर मराल: 
ळणीचें.अपण म्हणून ओवाळिले.. . . < _ | कारण परमेश्वराने विहित केलेल्या अभिपेकाच्या तेलाने 
- २२..मग. अहरोनाने लोकांकडे. वळून हात उभारून | तुमचा अभ्यंग झाला आहे. त्यांनीं मोशाच्या सांगण्या- 
त्यांस आश्लीवीद दिला आणि जथे त्यानं पापापणबलि, । प्रमाणे केळें. . 
होमापैणबाल व शांत्य्पणवळि यांचे अर्पण केलें होतें | ८ आणखी परमेश्वराने अहरोनास सांगितठे: 
तेथून उतरून तो खालीं आला. २३२ मग मोझे व । ९ जेव्हां. जेव्हां तुम्ही म्हणजे तू व तुझे पुत्र दर्शन- 
अहरोन. दुर्गनमंडपांत गेले व बाहेर येऊन त्यांनीं लोकांस । मंडपांत. जाल ' तेव्हां तुम्हांपैकी कोणीं द्राक्षारस अथवा 
आधीर्वांद दिळा, तेव्हां. परमेश्वराचे तेज सर्वे. लोकांच्या | कोणत्याहि प्रकारचं मद्य पिऊं नये, प्याल तर मराल; 
दृष्टीस पडलें; २४ आणि परमेश्ररापासून अभि निघाला । हा: तुमच्यासाठी पिढ्यारनापिढ्या निरंतरचा विधि होय: 
व त्याने वेदीवरील होमबलि व वषा हीं भस्म केलीं; | १० या प्रकारें तुम्ही पवित्र व अपवित्र, शुद्ध व 
हें पाहून सर्वे लोकांनीं जयजयक्रार केला व साष्टांग | अश्नुद यांमधला भद पाळा; ११ आणि परमेश्वराने 
नमस्कार धातला. मोझयाच्याद्रारे कळविठेले. सवे विथि- तुम्ही इस्राएल 
१ मग अहरोनाचे पुत्र नादाब व अबीहू । लोकांस शिकवावे. 
९ ९ ग्रांनी आपआपलीं धुपाटणीं घेऊन त्यांत अभि | १२ मग मोझानें अहरोनास व त्याचे बाकी राहिलेले 
घातला आणि त्यांवर धूप घाळून तो अशास्रोक्त । पुत्र म्हणजे एलाजार व इथ्रामार यांस सांनितलठें 
आअभ्नि परमेश्वरासमोर नेला; असा अभि नेण्याविषयीं | कीं परमेश्वराच्या हब्यांपैकी जें अभारपण शोष 
परमेश्वरावी . आज्ञा नव्हती. २ तेव्हां परमेश्वरा- | राहील ते घेऊन वेदीपाशीं खमिराबांचून खा, कारण 
पासून अमि निघाला व त्यानें त्यांस भस्म केळे तें परम पवित्र आहे; १३ तें तुम्ही पवित्र स्थळीं खावे; 
आणि ते परमेश्वरासमोर मृत्यु पावले. ३ मग मोझे । परमेश्वराच्या हव्यांपैकीं तो तुझा व तुझ्या वंशजांचा 
अह्रोनास .म्हणाला, परमेश्वराने सांगितलें तें. हें: जे | हक आहे; मला अशीच आज्ञा झाली आहे. १४ ओवा- 
4१६ 






हाचा चळालवाळ सळ्या 


मां्यासमीप येतील त्यांनीं मला. पवित्र मानावे आणि 











लेवीय 


अ १५० : १४-११:२५४ 





ळिलेला :ऊर आणि समर्पिलेला. फरा हे तुम्ही आपले 
पुत्रव कन्या र्‍यांसह एकाद्या शद्ध : स्थळीं बसून खा; 
कारण इद्लाएल.. लोकांनीं केल्या शांत्यरपणापैक्तीं तुला 

व 'सुझ्या  सुलांबाळांस तीं हक म्हणून दिलीं आहेत. 
१५. समफोवयाचा फरा व ओवाळावयाचा ऊर हे वपेच्या 
हब्यांसहित ओवाळणीचें अर्पण म्हणून परमेश्वरासमोर 
आणावे; हा तुझा व तुझ्या वंदजांचा निरंतरचा हक्क 
अहे, अशी परमेश्वराची आज्ञा आहे. 

- १६ मोशानें पापबलीच्या बक्रऱ्याचा लक्षपूवेक शोध 
केला, तेव्हां त्याला आढळलं कीं तो जाळून टाकिला 
आहे, हें पाहून अहरोनाचे बाकी राहिलेले पुत्र एलाजार 
व॒इथामार यांजवर रागावून तो म्हणाला, १७ तुम्हीं 


पापबलि पवित्र स्थळीं कां खाल्ला नाहीं : तो परम पवित्र 


होय व मंडळीच्या दुष्कर्माचा भार वाहून त्यांच्यासाठी 
परमेश्वरासमोर प्रायश्चित्त करावें याकरितां तो तुम्हांस 
दिला आहे. १८ पाहा, त्याचें रक्त पवित्रस्थानाच्या 
आंत आणिलें नाहीं; तुम्हीं माझ्या आज्ञेप्रमाणे त्याचें 
मांस पवित्र स्थळों अवश्य खावयाचें होतें. १९ याचें 
उत्तर अहरोनाने मोशाला असें दिलें की पाहा, आज 
त्यांनी पापबलि व होमबलि हे परमेश्वरापुढे अर्पण 
केले म्हणून मजवर अश्या आपत्ति ओढवल्या आहेत; 
तेव्हां आज मीं पापबलि . भक्षण केला असता तर 
परमेश्वराला बरें वाटलें असतें काय १ २० हे ऐकलें 
तेव्हां मोशाचें समाधान झालें. 
१ परमेश्वर मोझे व अहरोन यांस म्हणाला 
६ १ २ इख्लाएल लोकांस सांगा की एथ्वीवरील सवे 
पशंपैकी ज्यांचें मांस तुम्हीं खावे ते: हे: ३ जना- 
वरांपैकीं ज्यांचे खूर चिरलेले किंवा दुभागळेठें आहेत. 
व जे रवंथ करितात ते सवे तुम्हीं खावे; ४ पण जे 
नुसते रवंथ करणारे किंवा ज्यांचे नुसते खूर 
चिरलेले आहेत वरे पक्ष खाऊं नयेत; उंट हा रवंथ 
करितो पण त्याचा खूर चिरलेला नाहीं, म्हणून तो 
तुम्हांस निषिद्ध आहे. ५ शाफान रवंथः करितो पण 
त्याचा खूर चिरलेला नाहीं, म्हणून तो तुमद्दांस निषिद्ध 
आहे. ६ ससा. रवंथ करितो पण त्याचा खूर :चिरलेंला 


नाहीं, म्हणून तोहि तुम्हांस. निषिद्ध आहे. ७ ड॒कराच; 
खूर. चिरून दुभागलेला आहे. पण -तो. रवंथ वेदीत 
नाहीं, . म्हणून तो तुम्हांस निषिद्ध आहे: & त्यांचें मांस 
खाऊं नये, त्यांच्या शवांस शिवू नये; तुम्हांस हे सर्वे 
निषिद्ध होत. 

९ जलचरांपैकीं तुम्ही खावे ते हे:- समुद्रांत व 
नद्यांत संचार करणाऱ्या . ज्या प्राण्यांस पंखं व खवले 
आहेत ते तुम्ही खावे. १० जलचरांपेकीं ज्या 
प्राण्यांस पंख अथवा खवले नाहींत असे समुद्रांत व 
नद्यांत संचार करणारे सवे जलचर तुम्हांस अमंगळ 
होत; ११ तुम्हीं त्यांस अमंगळ समजावें; त्यांचें 
मांस खाऊं नये व त्यांचीं ]ावें अमंगळ समजावी. 
“१२ जलाड्यांतल्या ज्या प्राण्यांस पंस्त्र नाहींत, व 
खवलेहि नाहींत ते स्व अमंगळ समजावे. 

१३ पक्ष्यांपैकी जे अमंगळ समजून खाऊं नयेत ले 
है: गरुड, लोळणारा. गीध, कुरर, १४ घार, निर- 
निराळ्या जातींचे ससाणे, १५ प्रत्येक जातीचे कावळे, 
१६ झहामरग, गवळण, कोकिळ, निरनिराळ्या जातींचे 
बहिरीससाणे, १७ पिंगळा, करडोंक, मोठा घुंबड, १८ 
राजहंस, पाणक्रोळी, गिधाड, १९ बगळा, निरनिराळ्या 
जातींचे करकोचे, टिटवी आणि वाघूळ. 

२० जितके सपक्ष प्राणी चार पायांवर चालतात 
ते तुम्ही अमंगळ समजावे. २१ पण चार पायांवर 
चालणाऱ्या सपक्ष प्राण्यांपैकी ज्यांना जमिनीवर उड्धा 
मारण्यास पायांच्या वर तंगब्या असतात तें खावे; 
२२ त्यांपैकीं तुम्हीं खावे ते हे: निरनिराळ्या जांतींचे 
टोळ, निरनिराळ्या जातींचे नाकतोडे, “ भिरनिरीळ्या 
जातींचे खरपुडे, निरनिराळ्या जातींचे गवत्येटोळ 
हे खावे. २३२ तथांपि जमिनीवर रांगणारे चार पायांचे 
सपक्ष प्राणी तुम्हीं अमंगळ समजावे. । 

२४ त्यांच्यामुळे तुम्ही अशुद्ध व्हाल; ज्या कोणास 
त्यांच्या शवांचा स्पर्श होईल तो संध्याकाळपर्यंत अश्चाच्वि 
राहावा; २५ त्यांच्या शवांचा. एकादा “भाग. 'कोणीं 
उंचलिलीच' तर त्यानें आपली वषें घुऊन संध्याकाळ- 
पर्यंत अश्वचि राहावे. २६ ज्या पश्चचेः खूर चिररेळे 


११७ 


अ« ११५२६-१२४५ 





दुभागठेळे नाहींत व जो रवंथ करीत नाहीं तो 
तुम्हांला : निषिद्ध. होय; त्यांचा ज्यास. स्पशे होईल तो 
अश्यचि राहावा. २७. चार पायांवर चालणाऱ्या सर्व 
पद्चमपैकी जे आपल्या पंजांवर चालतात ते तुम्हांस 
निषिद्ध होत; त्यांच्या शबांस जो कोणी स्पर्श करील 
त्याने संध्याकाळपर्यंत अझुचि राहावें; २८ जो कोणी 
: त्यांची हवें उचलील. त्यानें आपलीं वळते घुऊन 
संघ्याकाळपॅ्यैत अशुचि राहावे, कारण ते तुम्हांस 
निषिद्धहोत.  . 

२९ जमिनीवर रांगणाऱ्या जिवांपैक्री तुम्हांस निषिद्ध 
ते हे मुंगूस, उंदीर, निरनिराळ्या जातींचे सरडे, 
३० चौपई, घोरपड, पाल, सांडा व गुहिऱ्या सरड. 
३१ जमिनीवर रांगणाऱ्यांपैकीं हीं सर्व तुम्हांस निषिद्ध 
होत; जो कोणी यांच्या शवांस . स्पर्श करील त्यानें 
संध्याकाळपर्यंत . अशुचि राहावे. ३२ त्यांच्यापैकीं 
कोणी मरून एकाद्या वस्तूवर पडलें तर तीहि अशुचि 
समजावी; काष्टपात्र, वक्ष, - कातर्डे, तरट, .किंवा 
कोणत्याहि कामाचें हत्यार असो तें. पाण्यांत टाकावे व 
संघ्याकाळपर्यंत अझुच्चि असावें; मग त्यास स्पर्श 
करावा. ३३ यांपैकीं एकार्दे मातीच्या पात्रांत पडले 
तर त्या पात्रांत जें कांहीं असेल ते अशुचि होईल व 
तें पात्र फोडून टाकावे; ३४ जो खावय़ास योग्य 
असून ज्यांत पाणी पडत अस्ते असा त्यांतला 
पदार्थ अशुचि समजावा आणि असल्या पात्रांत कांहीं 
येय असलें तर. तेंहि अशनि समजावें; २५. आणि 
त्यांच्या झवांचा एकादा भाग . भट्टीवर किंवा . चुलीवर 
पडला तर ती अशुचि समजून मोडून टाकावी; कारण 
त्याने. ती अशि होते, व॒ तुम्ही ती अशनि 
समजावी. ३६ झरा किंबा बिहीर जींत पाण्याचा 
संचय असतो ती शुद्धच .राहते; तरी तींतल्या शव्राला 
ज्याचा स्पर्श होईल ते. अशुच्ि समजावें. ३७ त्यांच्या 
शबांचा कांहीं भाग पेरण्याच्या: बियाण्यावर पडला तरी 
तें. .बियाणे.. शुद्ध समजावें. ३८ तथापि त्मा नियाण्यावर 
पाणी .शिपडिठें असून त्यावर त्या प्राण्यांची :- शवे 
पडलीं-तर तें तुम्हांस अश्ञचि होय. । 





३९ . खाण्याच्या . पश्नंपेकी एकादा मेला तर त्याच्या 
शवास शिवणाऱ्यानें - संघ्याकाळपर्येत अद्याचि राहावें 
४० त्याच्या शवाचा कांहीं भाग त्यानें खाल्ला तर त्यानें 
आपलीं वल्लें धुऊन संघ्याकाळपर्यंत अशुचि राहावें 
त्याचें शव उचलणाऱ्यानेंहि आपलीं वर्षे धुऊन 
संघ्याकाळपर्यंत अश्युचि राहावें. 

४१ जमिनीवर रांगत चालणारे सवे प्राणी अमंगळ 
आहेत; ते खाऊं नयेत. ४२ जमिनीवर रांगणाऱ्यां- 
पैकीं जे पोटावर . चालतात अथवा चार पायांवर 
चालतात व ज्यांस पुष्कळ पाय आहेत ते कांहीं तुम्हीं 
खाऊं नयेत; ते. अमंगळ होत. ४३. तुम्हीं कोणत्याहि 
जातीच्या रांगत चालणाऱ्या प्राण्यांमुळे अमंगळ होऊं 
नये, अथवा त्यांच्या द्वारें अचि होऊन विटाळ पावूं 
नये. ४४ मी परमेश्वर तुमचा देव. आहें. म्हणून 
आपणांस प्रवित्र करून पवित्र राहा; कारण मी पवित्र 
आहें; . म्हणून तुम्ही जमिनीवर रांगत चालणाऱ्या 
कोणत्याहि जातीच्या प्राण्यामुळें आपणांस .बिटाळवूं नका 
४५ कारण तुमचा देव व्हावें. म्हणून. ज्या परमेश्वराने 
तुम्हांस मिसर देशांतून इकडे आणिळें तोच मी आहें 
मी पबित्र आहें, म्हणून तुम्ढीहि पवित्र व्हा. 

४६ पश्च, पक्षी, सवे जलचर व जमिनीवर 
रांगणारे सवे प्राणी यांच्यासंबंधानें ४७ अशुद्ध व अद, 
भक्ष्य व अभक्ष्य प्राणी यांतळा भेद पाहण्याचा हा 
नियम होय. 

१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इस्लाएळ 

१ ९ नेखंस सांग: त्री गर्भवती होऊन तिला सुल्गा 
झाल्यावर तिने सात दिवस अशुचि राहावें. 
त्टतुकाली अश्ली ती दूर बसते तक्षीच ती अशुचि 
समजावी. २३ आठव्या दिवशीं त्या मुलाची सुंता 
करावी. ४ नंतर त्या छीनें आपल्या रक्तत्ञावापासून 
रद्ध होण्यासाठीं तेहतीस दिवस घालवावे; तिची छ्युदि 
होण्याची सुदत पुरी होईपर्यंत तिर्ने कोणत्याहि पवित्र 
बस्तूला स्पशी करूं नये व पवित्रत्यानांत जाऊं नये. 
५ तिला: मुलगी झाली .तर तुकालीं ती दूर बसते 
त्याप्रमाणे तिने चौदा दिवस . अश्रुचि राहावें, 


अ० १२५५-१दे२० 





आणि आहि. : भार्या  रकलनातातून द. दोणाताती मकन, काव ते. मतात कार डोक तयाच माज्यी रक्त्रावापासून छद होण्यासाठीं 
सहासष्ट दिवसं घालवावे. 


करावें, म्हणजे ती आपल्या रक्तत्वावापासून शुद्ध होईल 
: ज्या..प्लीला सुंल्या किंवा मुलगी होईल तिजविषयींचा 
- नियम. हा. ८ तिला मेंढा अर्पिण्याची शक्ति नसली तर 
तिने दोंन होले अथवा पारव्याचीं दोन पिळें, एक होम. 
बलीसाठीं व दुसरें पापबलीसाठीं, आणावीं, आणि याज- 
कानें तिजसाठीं प्राय्रित्त करावें म्हणजे तौ शुद्ध होईल. 
१ परमेश्वराने मोशे. व. अहरोन यांस 
१ छे. सांगितले : २ कोणा मनुष्याच्या कातडीस सूज, 
खवंद अथवा पांढरा डाग असला व तो महा- 
रोगाचा चट्टा आहे अर्से दिसळें तर त्यास अहरोन 
याजकाकडे किंवा त्याचे पुत्र जे याजक त्यांतल्या 
एकाकडे न्यावे; ३ मग याजकाने अंगाच्या 'चामडी- 
बरला तो चद्य तपासावा आणि त्यांत असलेले 
केस पांढरे झाले असल्यास, आणि तो चामडीहून 
खोल गेलेला दिसल्यास, तो महारोगाचा - चद्य 
समजावा; त्या मनुष्याची याजकाने अशी तपासणी 


करून त्यास अशुद्ध ठरवावे; ४ त्याच्या: अंगाच्या चामडी- : 


वरला डाय पांढरा असला. पण त्याच्या चामडीपेक्षां 
तो खोल गेला नसला व. त्यावरचे केस. पांढरे झाले 
नसले, तर याजकाने चद्य. पडलेल्या त्या . माण- 
सास सात दिवस कोंडून ठेवावें; ५ सातव्या दिवशीं 
याजकाने पुनः त्याची तपासणी करावी आणि तो 
चक्च जशाचा तसाच असून चामडींत आणखी. पसरला 
नाहीं असें त्यास दिसून आलें तर. याजकाने त्याला 
आणखी सात दिवस कोंडून ठेवावे; ६ सातवे 
दिवशीं याजकाने पुनः त्यास तपासावे. आणि चट्टा 
बुजत चालला आहे व चामडींत तो पसरला नाहीं 
असें त्याठा दिसून आळे तर. याजकार्ने त्यास झुद्ध 


रोग होय. 





ठरवावे; कारण ते साधारण खवंद होय; त्यार्ने. आपलीं 


] बे घुऊन शद्ध व्हावे. ७ तरी पण. आपण शद ठरावे 

६ तिला. मुलगा किंवा मुलगी होऊन शुद्ध होण्याची 
मुदत पुरी झाली म्हणजे तिनें होमबलीसाठी एक वषाचा 
मेंढा आणि प्रापबलीसाठीं पारव्याचें पिलं किंवा - होळा ! 
दगरीनमंडपाच्या .दारापाशीं याजकाकडे घेऊन जावें: ७ मग: 
याजकाने. तें परमेश्वरापुढे अर्पून' तिच्यासाठी प्रायश्वि्त. 


म्हणून याजकाला दाखविल्यानंतर . चामडीचा.. वो 
डाग फार. पसरत गेला तर .. ल्या. मनुष्ये 
पुनः तो. याजकाला दाखवावा; ८ ' याजकार्ने तपासणी 
करावी आणि तो . डाग.. चामडींत पसरला आहे असें 
त्याला दिसून आल्यास :त्यानें त्यास. अथुद्ध. ठरवावे 
तो महारोग होय. . 

९ कोणा मनुष्याच्या अंगास महारोगाचा चद्य 
असल्यास . त्याला याजकाकडे घेऊन जार्वे;. १० याज- 
काने तपासणी करावी आणि जर त्याच्य़ा चामडींत 
पांढरी सूज आली असली च त्यमुळे . तेथले. केस 
पांढरे झाळे.. असले. व. तेथळें. मांस... मुडदार झालें 
असलें, ११९ तर त्याच्या चामडींतला तो जुना महा- 
रोग होय; याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे; त्याला 
त्यानें कोंडून: ठेवूं नये; तो अशुद्धच' होय. १२ एका- 
थराच्या चामडीस: महारोग फुटून तो नखशिखांत सवे 
अंगभर पृसरला आहे असें डाजकास दिसून आलें, 
१२ तर त्यानें तप्रासणी करावी आणि त्याच्या सर्वांगास 
महारोग झाला असल्यास. त्याने त्या चट्टा पडलेल्या 
मजुव्यासत शरद ठरवावे; त्याचें स्वीय शुत्र झाळें म्हणून 
तो आुद्ध द्दोय. . १४ त्याच्या अंगावरचे कांहीं. मांस 
मुडृदार दिसून आलें तर.. तो अशुद्ध “समजावा. 
१५ याजकाने सुडदार मांस पाहून त्याला अशुद्ध 
ठरवावे; कारण असलें मांस अझुद्धच असतें; तो महा- 
१६ पण ते मुडदार मांस. पालटून 
पांढरे झाळें तर त्याने पुन्हां याजकाकडे यावे; 
१७ याजकाने त्याला तपासावे, आणि जर त्याचा चद्य 
पालटून पांढरा झाला असला तर त्यानें त्या चट्ठा 
पडलेल्या माणसास अुद्ध ठरवावे, तो द्ध होय. 

५ १८ कोणाच्या चामडीस फोड येऊन तो बरा झाला, 
३९ व फोडाच्या जागीं पांढरी सूज आली अथवा 
लालसर पांढरा डाय पडला तर त्यानें तो याजकास 
दाखवावा; २० याजक्रानं तपासणी करावी आणि जर 
चामडीपेक्षां ती जागा खोल गेळेली दिसली व त्यावरळे 


११९ 


अ० १३:२०--४२ लेवीय 


केस पांढरे झाले. असलें तर त्यास अशुद्ध | दिसली व तिच्यावर कांहीं पिंगट बारीक केस असले तर 
ठरवावे; :हा फोडांतूने बाहेर. फुटलेला महारोगाचा त्यानं त्या मनुष्यास अशुद्ध ठरवावे; ही चाई 
चट्टा होय: २१ त्यावरचे केस पांढरे नाहींत व ती । डोक्यांचा अथवा हनवटीचा महारोग होय. 
जागा: चामडीपेक्षा खोल गेली नाहीं व. ती बुजत | ३१, याजकाने हा चाईचा चट्टा तपासून पाहावा व तो 
चालली आहे. अंसें तपासाअंती याजकास दिसून आलिं । चामडीहून खोल नसला व त्यावर काळे केस नसले 
तर त्याने त्या मनुष्यास सांत. दिवस कोंडून ठेवांबि; | तर चाईचा चट्टा असलेल्या त्यां मनुष्यास त्यानें सात 
२२ तेवढ्या मुदतीत तो चामडीवर तरला आहे असे । दिवस कोंहून ठेवावें: . ३२ सातव्या दिवशीं त्यानें 
दिसळें तर याजकानं त्या मनुष्यास अथुद्ध ठरवावे व । पुन्हां ह्या चट्द्याची तपासणी करावी; ती. चाडे 
तो महारोंगांचा चट्टा समजावा. २३ तो पांढरा । पसरली नाहीं, त्यावर कांहीं पिंगट केस नाहींत वं 
डाग जेवढ्याचा तेंवढा राहून पसरला नाहीं ततर तो | चाईची जागा चामडीहून खोलवट झोलेली नाहीं असें 
फोडांचॉ वण आहे असें समजून याजकाने त्या त्यांला दिसून आलं, ३३ तर त्या मनुष्याचे सुंडण 
मनुष्यास शुद्ध ठरवावे - करवावे; पण चाईकरले. केस काढूं नयेत; याजकार्ने त्या 
२४ कोणाच्या चामडींत जळल्याचा वणं : असेल व । चाई लागलेल्या मनुष्यास आणखी सात दिवस कोंहून 
त्या वणाच्या सुडदार मासांत लालसर पांढरा | ठेवावें. .३४ सातव्या दिवशीं याजकार्ने ती चाई पुनः 
क्रिंवा नुसता पांढरा डाग दिसून येईल; २५ आणि ! तपासून पाहावी, आणि त्यास असें दिसून आलें कीं चाई 
याजकास तपासाअंतीं असें दिसून येईल कीं त्या ! चामडीवर पसरली नाहीं व चामडीपेक्षां ती खोल 
पांढऱ्या जागेवरचे केस पांढरे. झाले आहेत व ! गेली नाहीं तर त्यानें त्यास द्ध ठरवावे; त्या मनुष्याने 
चामडीपेक्षां ती जागा खोल गेली आहे, तर त्या । आपलीं वल्ें घुवावीं व शुद्ध व्हावे. २५ तरी पण तो शुद्ध 
जळलेल्या. भागीं महारोग फुटला आहे असें समजावें; | ठरल्यानंतर ती चाडे पसरत गेली तर ३६ याजकाने 
याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे, कारण तो महारोगाचा ! त्याला तपासावे व ती चाई चामडीबर पसरली आहे 
चद्दा होय. २६ तरी पण याजकास असें दिसून येईल । असें दिसून आलें तर पिंगट केस शोधीत न 
कीं त्या पांढऱ्या जागेवर कांहीं पांढरे केस नाहींत व । बसतां त्या मनुष्यास अशुद्ध ठरवावे. ३७ ती चाई 
चामडीहून ती खोल गेलेली नाही, बुजत चालली । जेवढीची तेवढी आहे व तिजवर काळे केस आले 
आहे, तर त्यानें त्यास सात दिवस कोंहून ठेवावें; | आहेत असें दिसून आलें तर ती चाई बरी झाली 
२७ सातव्या दिवशीं त्यानें त्यास तपासून पाहावें; । असून तो छुद्ध होय; याजकानें '"ञा शुद्ध ठरवावें. 
बामडीवर तो. रोग पसरला आहे. असें दिसल्यास | २८ कोणा पुरुषाच्या किंवा क्लीच्या अंगावर पांढरे 
त्याने त्यास अशुद्ध ठरवावे; तो महारोगाचा च्च । तकतकीत डाग असले तर ३९ याजकाने ते 
होय. २८ पण पांढरा डाग जेवढ्याचा तेवढाच आहे, | तपासावे व त्याच्या अंगाच्या चामडींतळे ते डाग भुरे 
चामडीवर पसरला नाहीं व तो बुजून जात आहे, तर | असले तर ती चामडीवर फुटलेली दाद समजावी; तो 
ती जळलेल्या जागेची सूज समजावी व याजकाने । मनुष्य शद्ध होय. 
त्यास शुद्ध ठरवावे; तो केवळ त्या जळलेल्या | ४० कोणा मनुष्याच्या डोक्याचे केस झडून त्याला 
जागेवरला वण होय. टक्कल पडलें तरी तो शुद्ध समजावा. ४१ त्याच्या 
२९ कोणा पुरुषाच्या किंवा त्लीच्या डोक्यावर अथवा | कपाळाच्या पुढल्या भागाचे केस झडून त्याला टक्कल 
हनवटीदर चद्च असला तर, ३० याजकाने त्याची | पडलें असलें तरी त्यास झद्ध समजावें. ४२ तथापि 
तपासणी करावी आणि ती जागा चामडीपेक्षां खोल | त्या टकल पडलेल्या डोक्यावरच्या किंवा कपाळावरच्या 
१२० 





ननज, 








_ महारोग . फुटून निघत आहे. ४३. मग 
याजकाने त्यास तपासून पाहावे, आणि त्याच्या 
डोक्याच्या .टकलांत अथवा कपाळाच्या वरल्या भागीं 
अंयाच्या चासंडीवर महारोगासारखा. तांबूस पांढरा. चट्टा 
आहे.असे त्याला दिसून आलें, ४४. तर तो मनुष्य 
महारोगी असून. अशुद्ध होय; याजकार्ने त्याला अवश्य 
अशुद्ध ठरवावे; . त्याच्या डोक्याला झालेला तो 
महारोगाचा चक्च होय. 

:..४५ ज्या. महारोग्याच्या अंगावर हा चद्चा असेल 
त्याचीं. व्लें फाडिलेलीं असावीं, त्याच्या डोक्याचे केस 
सोडलेले असावे, त्यानें आपला -वरला ओंठ झांकून 
ठेवावा आणि अशुद्ध अश्रद्ध असें ओरडत राहावें. 
४६ जितके दिवस हा चश्चा त्याच्या अंगावर राहील 
तितके दिवस त्यानें अश्ञुचि राहावें; तो अझुद्ध होय, 
त्यानें एकटें राहावे, छावणीबाहेर त्याची वस्ती असावी. 


४७. एकाद्या वस्लाला, मग तें वर्न लोकरीचं असो । 


कीं सणाचे असो, महारोगाचा चद्य पडला, ४८. अथवा 
तो. सणाच्या किंवा . लोकरीच्या ताण्याला किंवा 
नाण्याला, चामडल्याला क्रिंवा चामड्याच्या बनविलेल्या 
एकाद्या : वस्तुला पडला, ४९ आणि त्या वरस्रास, 
चामड्यास, ताण्यास किंवा बाण्यास अथवा चामड्याच्या 
वस्तूस पडलेला तो चट्टा हिरवट अथवा तांबूस 
असला तर तो महारोगांचा चद्रा समजावा, आणि 
याजकाला तो दाखवावा; ५० याजकाने तो 
तपासावा; चट्टा पडलेली वस्तु सात दिवस त्यानें बंद 
करून. ठेवावी; ५१ त्यानें सातव्या दिवशीं तो चट्टा 
तपासून पाहावा आणि वल्लाच्या ताण्यावर किंवा 
बाण्यावर, चामल्यावर किंवा चामड्याच्या कोणत्याहि 
वस्तूवर तो चट्टा पसरला आहे असें दिसले तर तें 
चरत जाणारें कुष्ट समजावें; ती वस्तु अशुद्ध होय. 
७२ तें वस्र लोकरीचे असो अथवा सणाचें असो. 
त्याच्या ताण्यांत .व बाण्यांत, तर्सेच चामड्यांत व 


चामड्याच्या एकाद्या वस्तूंत तो चद्या असला. तर ! 





अ०१३ः४२-१४४४ 


बाजूस. कांहींसा लालसर पांढरा चट्टा पडला तर असें | ते॑ चरत जाणारे कुष्ठ असल्यामुळें ती क्श्तु 
समजावें की. त्या. .टकल - पडलेल्या डोक्यावर किंवा 


अमीनें जाळून टाकिली पाहिजे. डी 

५३ तपासणीअंती जर याजकास दिसून - आळे. कीं 
वल्लाच्या ताण्यांत अथवा बाण्यांत किंवा चामळ्यांच्या 
केलेल्या एकाद्या वस्तूंत तो चट्टा पसरत नाहीं, ५४ तर 
चद्च असलेली वस्तु घुऊन टाकण्याची आज्ञा याजकाने 
करावी आणि आणखी सात दिवस ती बंद करून 
ठेवावी; ५५ ती वस्तु धुतल्यावर याजकाने पाहावी, 
आणि त्या चट्टयांचा रंग बदलला नसून तो. डॉग 


1 पसरला नसला तरी तो अशुद्ध समजावा; ती. वस्तु 
'अम्नींत जाळावी; तो चद्य आंतल्या बाजूस असो 


किंवा . बाहेरत्या बाजूस असो, तो चरत जाणारा 'चद्रा 
समजावा. 

५६ धुतल्याने त्या डागाचा तकतकीतपणा कमी झाला 
आहे असें. याजकाच्या नजरेस आलें तर त्याने त्या 


। वस्त्राच्या ताण्याचा किंवा बाण्याचा किंवा चामच्याच्या 


वस्तूचा तेवढाच भाग फाडून काढावा; ५७ इतकें करूनहि 
जर वस्ताच्या ताण्यांत:अथवा बाण्यांत अथवा चामल्याच्या 
वस्तूंत तो चद्रा पुनः फुटून. निघाला तर ती चद्ा फुटलेली 
वस्तु अमीनें जाळून टाकावी. ५८ वस्ताचा ताणा 
अथवा बाणा किंवा चामब्याची कोणतीहि वस्तु घुत- 
ल्यावर त्याचा तो डाग नाहींसा झाळा तर ती वस्तु 
पुनः एकदा धुवावी म्हणजे ती शुद्ध होईल. 

५९ लोकरीच्या किंवा सणाच्या वतनाच्या ताण्यांत 
अथवा बाण्यांत अथवा चामब्याच्या एकाद्या वस्तूंत महा- 
रोगाचा डाग दिसून आला तर तें शुद्ध किंवा अशुद्ध ठर- 
विण्याचा ह्य नियम होय. 

१ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, २ महा- 

६ % रोग्यास शद्ध ठरविण्याच्या वेळचा नियम हा: 
त्याला याजकाकडे आणावे; १३ याजकाने 
छावणीबाहेर जाऊन त्या महारोग्यास तपासून पाहावें, 
व त्याच्या अंगावरचा महारोगाचा चट्टा बरा झाला आहे 
असें त्यास दिसून आलें तर ४ त्याने आक्ञा करावी 
कीं ज्यास. शुद्ध करावयाचें आहे त्याजसाठीं दोन 
जीवंत शुद्ध पक्षी, गंधसरूचें लाकूड, किरमिजी रंगार्चे 


१२१ 


अण० १४:ड-२७ 





कापड व एजोबे. ही सवे घेऊन यावे; ७५ मग 
याजकार्ने आत्ता करावी कीं. वाहत्या पाण्यावर मातीच्या 
पात्रात - त्यांतला एक पक्षी मारांबा;, ६ आणि 
राहिलेला. जीवंत पक्षी, गंधसलूचें . लांकूड, किरमिजी 
रंगरचें ' कापड. आणि एजोंबे हीं संबे घेऊन वाहत्या 
पाण्यावर मारलेल्या भल्याच्या रक्तांत - त्याने बुडवार्वी: 
७ “आगि ते भद्दुरोगापासून खद ठरवावयाच्या मनु- 
ष्यावर, सात वेळ शिंपडावे; मग्र ती शुद्ध झाला आहे 
असे सोंगून' त्या जीवंत पक्ष्यास रानांत' सोडून दावे; 
८ : आंणि . शुद्ध होणार्‍या मनुष्यानें आपले कपडे 


बुवावे, आपले सवे केस सुंडवावे आणि पोष्यानें. स्ॉन 


करांबें, भग तो शाद्द ठरेल; त्यानंतर त्यानें छावणींत 


म्हणजे तो शुद्ध ठरेल 9 
१० : आठव्या दिवशी दोन निर्दोष कोकरे, एका 


वर्षांची' निर्दोष सेंढी, ' अन्ार्पणासाठीं तेलांत मळलेले 
तीन दशांश 'एफा सपीठ व ऐक तोगभर तेल हीं सवे ! 
आणावी; ११ आणि आुद्धि करणाऱ्या यानकार्ने झद्ध । 
करावयाच्या मनुष्यास ह्या सर्व वस्तूंसह परमेश्वरासमोर . 
दर्शनमंडपाच्या दारापाज्ही उर्से करावें. १२ मग यांजकाने : 
दोषार्पणासाठो एक कोकरू आणि एक लोगभसर तेल अशीं . 


अर्पावी आणि तीं परमेश्वरासमोर ओवाळणीचें अपण 
म्हणून ओवाळावीं; 


कारण पापबलिप्रमार्लेच दोषवलिवरहि याजकाचा हक 
आहे; हें अर्पण परम पवित्र होय; १४ मग याजकाने 
दोषबलींचें कांही रक्त घेऊन शुद्ध ठरवावयाच्या 
मनुष्याच्या उजव्या कानाच्या शेंड्याला, उजव्या 
हाताच्या अंगग्याला आणि उजव्या पायाच्या अंगठ्याला 
लावावें; १५ याजकाने . लोगभर तेलांतलें थोडेसें 
तेल आपल्या . डाब्या हातांच्या... तळन्यावर ओतावे 


१ अथवा: जुफा | 0909१... 











१३ आणि पवित्रस्थाबांत जेथें 
पापबल्ति व होमबाले वधितात तेथें ते कोंकरूं मारावे; । 
: ओबाळणीर्च अपण म्हणून परमेश्वरासमोर ओवाळाबें; 





- १६ त्याने आपल्या उजव्या हाताचे बोट आपल्या 


डाब्या हातावरल्या तेलांत बुडवून त्यांतळें कांहीं 
परमेश्वरासमोर सात. वेळां  बोराने शिंपडावे; 
१७ त्याच्या तळहातावर जें तेल. शिल्क रष्हील 
त्यांतळें कांहीं घेऊन याजकाने शुद्ध ठरवावयांच्या 
मंसुष्याच्या उजव्या कानाच्या शेंब्याला व उजव्या 
होताच्या व उजव्या पायांच्या अंगग्यांना दोषेबलीच्या 
रक्तावर लावावे; १८ तळहातांवर शिंक राहिलेले 


- तेल त्यार्ने शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याच्या मस्तकाला 


लावावे. आणि त्याच्यासाठी त्यांने परमेश्वरासमोर 
प्रायश्चित्त करावे. १९ मग याजेकार्ने पापबलि 


.अपोवा आणि अथुद्धतेपासुन शुद्ध ठरवावयाच्या त्या 
यावे; तरो. त्यानें सत दिवस आपल्या तंबूबाहेर । मनुष्यासाठी ' प्रायश्चित्त करावें; मग त्यानें होमबलि 
राहावे. ' ९. सातव्या दिवशीं त्यानें. आपले डोकें, दाढी, | 
भुवया हीं म्हणजे अर्थात अंगावरले एकंदर सवे केस- 
सुंडांवे; ऑपलीं वळले धुवावीः व पाण्यानें. स्नान करावें, । 


वधावा. २० याजकाने होमंबलि व अन्नबलि वेदीवर 
अपांवे आणि. त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावें, म्हणजे 
तो शुद्ध ठरेल. 

२३ तो गरीब असून एवढें आणण्याचे त्याला 


॥ सामध्ये नसर्ल॑ तर त्यार्ने आपल्या प्रायश्विसासाठीं 


ओवाळणीचें एक कोकरू दोषापण म्हणून आणावे, 
आणि अन्नापणासाठीं तेलांत मळलेळें एक दशांश एफा 
सपीठ आणि लोगभर तेल आणावे; २२ आणि त्याला 
मिळतील तंसे दोन होळे अथवा पारव्याची दोन 
पिले आणावी: त्यांतला. एक पापबलि व दुसरा 
होमबॅलि व्हावा. २३ आठव्या दिवशीं आपल्या 
शुद्धीकरणासाठी त्यानें हे सवे घेऊन दरीनमंडपाच्या 
दाराशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर जावे. २४ मग 
याजकाने तें दोषापेणाचें कोकरू ब लोगमर तेल घेऊन 


२५ मग दोषापेणाचें कोकरू मारावे आणि याजकाने 
त्याचं थोडेसें रक्त घेऊन झुद्ध ठरवाबयाच्या मनुष्याच्या . 
उजव्या कानाच्या शेंख्याला आणि उजव्या हाताच्या 
आणि उजव्या पायाच्या अंगठ्यांना लावावें. २६ याज- 
कानें त्या तेलांतळें कांही आपल्या डाव्या हाताच्या 
तळव्यावर ओतावे, २७ आणि आपल्या उजव्या हाताचें 
बोट आपल्या डाव्या हाताच्या. तळव्यावरल्या तेळांत 


१२२ 


गअ० १७२७-५३. 





बुडवून त्यांतळें कांहीं परमेश्वरासमोर सात वेळां शिंपडावे 
२८ मगर याजकाने आपल्या तळ्वयावरटें कांहीं तेल घेऊन 
ज्यास शुद्ध ठरवावयाचें त्या मनुष्याच्या उजव्या कानाच्या 
शेंड्याला आणि उजव्या हाताच्या ब उजव्या पायाच्या 


अंपग्यांला दोषबलीच्या रक्तावर उंवावें;. २९ याजकाच्या 


हातावर तेलः राहील ते शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याच्या 
मस्तकावर . परमेश्वरासमोर त्याच्यासाठी. प्रायश्चित्त 


म्हणून ओतावे. २० मग त्याला मिळाले असतील । 
ते “होळे अथवा पारव्याचीं पिठे यांपैकी एकाचें त्याने | 


अर्पण करावें; ३१ त्याला जे पक्षी मिळाले असतील 
त्यांपैकी एकाचें पापार्पण करावें व दुसर्‍याचे अन्नार्पणा 
सहित होमार्पण... करावें; या प्रकारे याजकाने शुद्ध 
:_ ठरवावयाच्या “- मनुष्यासाठी परमेश्वरासमोर .. 
करावें. 
ज्या मनुष्यास शुद्धीकरणाची सामप्री. मिळविण्याचे 
सामर्थ्य नसेल त्याच्यासंबंधाचा ह्य नियम होय. 

३३ परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांस सांगितलें : 
३४ जो कनान देश मी तुम्हांस वतन करून देत आहें 
त्यांत तुम्ही जाऊन पोहचाल तेव्हां तुमच्या बतनी 
देशांतल्या एकाद्या घराला . मी. महारोगाचा. चद्टा 
उमटविला, ३५ तर ज्याचें ते धर असेल त्याने 
याजकास जाऊन सांगावें: की माझ्या धराला महा- 
रोगाच्या चडट्ट्यासारखें कांहीं दिसते. ३६ मग याजकाने 
आहा करावी कीं मी जाऊन घर पाहीन त्यापूर्वी तें 
रिकामे करावें; नाहींतर एकाद्या वेळीं घरांतल्या सवे 
बस्लु अशुद ठरावयाच्या. नंतर याजकाने आंत जाऊन 
धर तपासावे; ३७ तो चद्डा त्यानें पाहावा आणि 
घराच्या भिंतीवर हिरवट अथवा लालसर रंगाच्या 
खोल रेघा पडल्या असल्या आणि त्या भिंतीत 
खोल गेल्या. असल्या तर ३८ याजकाने घरांतून 
दाराबाहेर जावे आणि सात दिवस तें घर बंद करून 
ठेवावे; २३९ सातव्या दिवशीं याजकाने ते 'घर पुनः 
जाऊन पाहावे आणि जर तो च्च घराच्या भिंतीवर 
पसरला आहे असे दिसळें तर ४० याजकाने अशी 
आक्चा करावी कीं ढाग असलेले थोडि काढून नगरा- 


प्रायश्चित्त | 
३२ अंगावर महारोगाचा. चश्च असलेल्या : 





बाहेर एकाद्या अश्रद्ध स्थळीं फेकून: दावे; ४१ :आणि 
घर. आंतून चोहोंकडून खरवडायें . :आणि  खरबहून 
काढलेला चुना त्यांनीं नगराबाहेर अशद स्थळी. टाकून 


पसरला आहे असें त्याला दिसले 
जाणारें कुष्ठ आहे असें त्यानें ठरवावे; तें 
४५ मग त्यानें ते. धर' खणून पाडावे; त्याचे दगा; 


संध्याकाळपर्यंत अशुचि राहावा; 
त्या घरांत निजला तर त्याने आपलीं वल्लें धुवावी; 
त्याप्रमाणेच त्या घरांत कोणी अन्न खाईल :तर त्यानेंहि 
आपलीं वक्ते धुवावी. ४८ याजकाने आंत. जाऊन 
पाहिल्यावर त्याला जर दिसून, आर्ले कीं घराला 
गिलावा केल्यावर कांहीं चट्टा उद्भवला नाहीं, तर त्याचा 
तो चद्य ' दूर झाल्याकारणाने त्यानें तें शुद ठरवादें. 
४९ त्या घराच्या झुद्धीकरणासाठीं दोन पक्षी, गंधसरूचें 
ठाकूड, किरांमेजी रंगाचे कापड आणि. एजोब हीं 
त्यानं आणावीं; ५० त्याने एक पक्षी वाहत्या पाण्यावर 
मातीच्या पात्रांत मारावा; ५१ मग त्याने गंधसरूचें 
लाकूड, एजोब, किरमिजी रंगाचे कापड व तो जीवेत 
पक्षी ही घेऊन त्या मारिलेल्या पक्षाच्या रक्तांत आणि 
वाहत्या पाण्यांत बुडवून त्या घराचें सात वेळां सिंचन 
करावें; ५२ त्या पक्ष्याचे रक्त, बाहतें पाणी, तो 
जीवंत पक्षी, गंधसस्त्वे लाकूड, एजोब आणि 
किरमिजी रंगाचे कापड यांच्या योगें त्याने तें घर झुद्ध 
करावें. ५३ मग त्याने तो जीवंत पक्षी नगराबाहेर 
भैदानांत सोडून द्यावा; या प्रकारें त्यानें घराचें प्रायश्ित्त 
केलें म्हणजे तें शद्ध ठरेल. 


१२३ 


अ १४:५४-१५:२५ 


उड सवे प्रकारचा. महारोग, चाई, ५५  वला- 
वरला* अथवा घरावां. : महारोग, -. ५६ सूज; * खवंद, 
पांढरा. डाग: यासर्कसंबंधाथॉ. हा नियम; ५७ हीर शुद 
केव्हा क. अशुद्ध केव्हां हें ठरविण्यासंबंधाचा हा 
नियभः हा मंहशेगाविषयींचा निमम हॉय. शद 
१ परमेश्वर मोहे व अहरोन - यास 
१ म्हणाला, 5२ ““इक्षाएल "लोकांस सागा: ज्या 
'कोणा :पुरुषांच्या देहातून: खाव होईल तो अधद 
समजाया: ३:हा जाव होत असो किंवा बंद: पडो, 
ती. त्यांची -अशुदताच :होय. ४: स्लांव. होणारा मनुष्य 


ज्या ..कोणत्या भिछान्यावर निजेल तो अशुद्ध समजावा | 


आणि ज्या कोणत्याहि क्‍्स्तूवर तो. बसेल. ती--अशुद 
समजावी... ५: जो कोणी त्याच्या. बिछान्यास शिवेल 
त्याने आपलीं वरे धुवावी, प्राण्यानं स्नान करावें 
आणि : संध्याकाळपर्यंत अशुचि राहावें. ६ खाव : होणारा 
मनुष्य ज्या: वस्तूवर बसतो तिजवर कोणी बसला तर 
त्याने. आफ्छीं वहन. धुवावी, पाण्यानें. स्नान. करावें 
आंणि-संध्याकाळपर्यंत अश्चुचि राहावें: ७ खाव. होणाऱ्या 
मनुष्याच्या , अंगाला: कोणीं शिवला तर त्यानें आपलीं 
वसे . धुवावी, पाण्यानें स्नान करावें. आणि संघ्या- 
काळपर्यंत अछ्षुस्ि राहावे. ८ ख्लाव होणारा मनुष्य 
कोणा शुद्ध मनुष्यावर थुंकला तर त्या मनुष्याने आपलीं 
व्हे खुवावीं, पाण्याने स्नान करावें. आणि संघ्या- 
काळपर्यंत अशुच्यि राहावें. ९ खाव होणारा मनुष्य ज्या 
वाहनाचा उपयोग करील ते अशुद्ध समजावे. 
१० त्याच्या ' अंगाखालच्य़ा एकाद्या वस्तूला कोणी 
शिवला तर त्यानें संध्याकाळपर्यंत अशुचि राहावें, व 
त्या वस्तु जो कोणी उचलील त्यानें आपलीं वस्रे धुवावी, 
पाण्यानें स्नान करावें आणि संध्याकाळपर्यंत अश्युचि 
राहावे. ११ स्राव होणारा मनुष्य पाण्यानें हात धुतल्या- 
वांचून कोणा मनुष्यास शिवला तर त्यानें आपलीं वें 
धुवावी, पाण्यानें स्नान करावें आणि संघ्याकाळपर्यंत 
अश्ुचि राहावे. १२ साव होणारा मनुष्य एकाद्या 
मातीच्या पात्रास शिवला. तर तें पात्र फोडून टाकावे 
तो शिवला तें पात्र लाकडाचे असल्यास पाण्यानें धुवावे. 


अश्ुचि समजावें.: 





“१३ ज्लांव होणारा मनुष्य आपल्या खावापासून बरा 
झाला तर आपल्या छुदधीकरणासाठीं त्यानें सात दिवस 
गरणावे आणि मग आपलीं. वरले घुऊन वाहत्या पाण्यांत 
स्नान करावें, म्हणजे तो. झुद्ध ठरेल. १४ आठव्या 
दिवशीं त्यानें दोन होळे अथवा पारव्याचीं दोन पिले 


' घेऊन दर्शनमंडपाच्या - दारी परमेश्वरासमोर जाऊन 


याजकाकडे तीं द्यावी; १५ : मग याजकाने त्यांतल्या 


. एकाचे पापार्पण- व दुसर्‍याचे होमार्पण. करावे आणि 


त्याच्या खावास्तंव परमेश्वरासमोर त्याच्यासाठी प्रांयच्यिस 
१६. कोणा. पुरुषाचा रेतपात झाला तर त्योर्ने 
आपलें सवे. अंग पाण्यानें धुऊनः संघ्याकाळपर्यंत अचद 
राहावें: १७ ज्या वस्रावर अंथबा चामख्यावर रेतपात्त. 
झाला . असेल . तेंहि . पाण्याने घुऊम संध्याकाळपर्यंत 

१८ पुरुषाने. ख्रीशीं संग केला 
असतां त्या दोघांनीं पाण्यानें स्नान. करून ' संघ्याकाळ- 
पर्यंत अशुचि राहावे. : 

: १९ कोणी स्री. कतुमती झाली तर तिर्ने सात 
दिवस. अशुचि रहावें; जो कोणी तिला स्पर्श करील 
त्यानें संघ्याकाळपर्यंत अश्चुचि सहावे; २० ती अचि 
असेल तोंबर ज्या वस्तूवर ती निजेळ किंवा 
बसेल त्या सवे अश्ञुचि समजाव्या. २१ जो कोणी 
तिच्या . बिछान्यास स्पर्श करील त्यानें आपलीं वें 
धुवावी, पाण्यानें स्नान करावें. आणि संध्याकाळपर्यंत 


- अशुचि राहावे. २२ ती बसलेल्या कोणत्याहि तस्तूस 


कोणी शिवला . तर: त्यानें आपलीं वस्त्रे धुवार्वी, 
पाण्यानें स्नान करावें आणि संघ्याकाळपर्यंत अशुप्वि 
राहावे. २३ तिच्या बिछान्याला अथवा ज्या वस्तूवर 
ती बसली असेल. तिला स्पर्श करणाऱयार्ने संघ्या- 
काळपर्यंत अश्नुचि राहावे. २४ कोणी पुरुषाने तिजशीं 
संग केला व तिचें रक्त त्यास लागलें तर हाने 
सात दिवस अशुचि राहावें व ज्या बिछान्यावर तो 
निजेलठ तोहि अशुद्ध समजावा. 

२५ जर कोणा स्रीचा 'तुकाळापेक्षां अधिक 
दिवस रुधिरखााव होत असला अथवा मुदतीच्या . बाहेर 


१२४ 


लेवीय 


अ १५:२५-१६:१७ 





ती कहुतुमती 
समजावी. २६ ती कूतुमती असेल : तितके सगळे 
दिवस ती ज्या. बिछान्यावर निजेळ तो तिच्च्या 
बिटाळाचा बिछाना समजावा; त्याप्रमाणेंच ती ज्या 
बस्तूवर बसेल ती तिच्या तुकाळाच्या विटाळाप्रमाणे 
अशुद समजावी. . २७ जो कोणी त्या वस्तूंना स्पदी 
करील .तो अशुचि समजावा व त्यानें आपलीं वखें 
धुवावी, पाण्यानें स्नान करावे. आणि संध्याकाळपर्यंत 
अझुचि राहावें. २८ त्या ल्लोनं आपल्या कतुरावापासून 
शुद्ध झाल्यावव आणखी पुढें सात दिवस गणावे; 
त्यानंतर ती झुद ठरेल. . २ आठव्या दिवशीं तिनं 
दोन होले अथवा पारव्याचीं.. दोन पिले घेऊन 
दर्शनमंडपाच्या दारापाशी याजकाकडे जावें. ३० मग 
याजकाने एकाचे पापापण व दुसर्‍याचे होमार्पण 
करावें आणि तिच्या विटाळाच्या अथरुद्धतेमुळें तिच्या- 
साठीं परमेश्वरासमोर प्रायश्चित्त करावें. । 

-३१ या प्रकारें तुम्ही इत्लाएल लोकांस त्यांच्या 
अशुदधतेपासून दुर ठेवा म्हणजे त्यांच्या ठायीं असलेलें 
माझे निवासस्थान ते भ्रष्ट करणार नाहींत, आणि 
आपल्या अखुदतेंत सांपडून मरावयाचे नाहींत. 

३२ ख्लाव होऊन किंवा रेतपात .होऊन जो पुरुष 
अशुद्ध होतो, ३३ अथवा जी खरी क्रतुमति होत 
आणि ज्या पुरुषास अथवा ख्रीस खाव होतो, आणि 
जो कोणी पुरुष रजस्वलेशीं संग करितो, त्यांच्या 
संबंधाचा नियम हा. 

१ अहरोनाचे दोन पुत्र परमेश्वरासमीप 

१६ गेल्यामुळें सृत्यु पावल्यावर परमेश्वराने मोग ला 
सांगितलें तें हें : २ परमेश्वर मोशाला म्हणाला: 

तुझा भाऊ अहरोन यास सांग, कोशावर असलेल्या 
दयासन्पुढें अंतरपटाच्या आंत असलेल्या पवित्र- 
स्थानात तू भलत्या वेळीं जाऊं नये, गेलास तर 
मरशील, कारण दयासनावरील मेघांत मी दशन देत 
जाणार. ३ अहरोन पवित्रस्थानांत प्रवेश करील तेव्हां 
त्यार्ने पापापणासाठी एक गोऱ्हा व॒होमार्पणासाठीं 
एक मेंढा घेऊन यावे. ४ त्यानें सणाच्या कापडाचा 


राहिली तर तितके सवे दिवस ती अशुचि । पवित्र अंगरखा घालाबा; 


- सणांच्या . कापडाच्या 
चोळण्यानें आपलें अंगर झाकावे; सणाच्या कमरबंदारने 
आपली कमर कसावी. आणि सणाचा मंदील घांलाबा; 
हीं सवे पवित्र वळले होत. त्यानें पाण्यानें स्नान. करून 
हीं वले परिथान करून यावें. ५ मग त्यानें इल्लाएलाच्या 
मंडळी कहून पापापेणासाठीं दोन बकरे व होमापेणासाठीं 
एक मेंढा आणावा. | 

६ अहरोनाने आपल्यासाठी. आणिलेला पापापणाचा 
गोऱ्हा अपून स्वतांसाठीं व स्वतांच्या घराण्यासाठीं 
प्रायश्चित्त करावे. ७ मग त्यानें ते दोन बकरे घेऊन 
इशेनमंडपाच्या दारापाशी परमेश्वरासमोर ठेवावे. 
८ अहरोनाने त्यां* दोन बकर्‍यांवर चिठ्या टाकाव्या; 
एक चिठी परमेश्ररासाठीं व दुसरी पाप वाहून नेण्यासाठी. 
९ ज्या बकऱ्यावर परमेश्वराच्या नांवाची चिठी 
निघेल तो अहरोनार्ने पापापेणादाखळ बळी द्यावा. 
१० जज्या बकऱ्यावर पाप वाहून नेण्यासंबंधाची व्विठी 
निघेल त्यास परमेश्वरासमोर जीवंत उभें करावें व 
त्याच्याद्रारें प्रायश्चित्त व्हावे, आणि तो बकरा पाप वाहून 
नेण्यासाठी रानांत सोडून द्यावा. 

११ मग स्वतांसाठीं पापापण करावयाचा गोऱ्हा 
अहरोनाने जवळ आणावा आणि तो वधून आपल्यासाठी 

व आपल्या  घराण्यासाठी प्रायश्वित्त करावें; 
१२ आणि परमेश्वरासमोर असलेल्या वेदीवरून जळते 
निखारे भरलेलं धुपाटणे घ्यावे आणि कुटून बारीक 
केलेला ओंजळभर सुगंधी धूप अंतरपटाच्या 
आंत आणावा; १३ तो धूप परमेश्वरासमोर अमीवर 
असा घालावा कीं त्याच्या धुरानं आज्ञापटावरल्या दया- 
सनास व्यापून टाकावे, म्हणजे तो मरावयाचा नाहीं; 

| १४ मग त्यानें गोऱ्ह्याचें कांही रक्त दयासनाच्या 
पूवेकडल्या बाडूस बोटाने शिंपडावे; व तें रक्त बोटानें त्या 
दयासनासमोर सात वेळां शिंपडावे. 

१७ मग त्याने लोकांसाठी आणिलेला पापारपणाचा 
बकरा वधावा; त्याचें रक्त अंतरपटाच्या आंत घेऊन जार्वे 
आणि जसें त्यानें गोऱ्याच्या रक्ताचे करावयाचें तसेंच 
बकर्‍याच्या रक्ताचें करावें, म्हणजे अर्थात्‌ तें दयासनावर 


१२" 


अ« १६:१५-१५१७५ 


ख्ेबीय 





ब॒दयांसनाच्या पुढें शिंपडावे. १६ आणखी त्यानें 
. इक्षाएल लोकांची अश्यदता व अपराध यांबद्दल म्हणजे 
अथौत्‌ त्यांच्या एकंदर पातकांबद्दल पवित्रस्थानासाठीं 
प्रायसित्त करावें; लोकांच्या अशद्धतेर्ने व्याप्त होऊन 
त्यांच्यामध्ये बसत असलेल्या दर्शनमंडपासाठीं तसेंच 
करावें. १७ अहरोन प्रायशषित्त करण्यासाठीं पवित्रस्थानांत 
अबे करील तेव्हांपासून तो आपल्यासाठी, आपल्या 
घराण्यासाठी आणि . इस्माएलाच्या सर्वे मंढळीसाठीं 
शआरयश्चिस करून बाहेर येईपर्यंत त्या दर्शनमंडपांत अन्य 
कोणीहि मनुष्य नसावा. १८ मग त्यानें. तेथून निघून 
परमेश्वराच्या समोरल्या वेदीपाशी जाऊन तिच्यासाठी 
प्रायश्विस करावें; गोऱ्ह्याचें आणि बकर्‍याचें कांहीं रक्त 
घेऊन त्या वेदीच्या चारी भर्जूच्या शंगांस लावावे, 
१९ आणि कांहीं रक्त घेऊन आपल्या बोटानें सात वेळां 


व मग छावणींत यावें. २७ पापार्पणाच्या ज्या गोऱ्ययार्चे 
व॒पापार्पेणाच्या ज्या बकर्‍याचे रक्त पबित्र-स्थानांत 
प्रायचित्त करण्यासाठीं नेण्यांत येईल, ते दोन्ही तळाबाहेर 
न्यावे आणि त्यांचें कातडे, मांस व झेण हीं अप्नींत 
जाळून टाका. २८ तीं जाढून टाकणाऱ्यारने आपली 
वरे धुवावी, पाण्यानें स्नान करावें व मग छावणींत यावें. 

२९ तुम्हांस निरेतरचा असा हा एक विधि असाबा: 
सातव्या महिन्याच्या दशमीस तुम्ही आपल्या 
जिवास क्लेश द्यावा; त्या दिवशीं कोणींहि काम करू 
नये, मग ते स्वदेझशीय असोत किंवा तुमच्यांत वस्ती 
करून राहिलेले कोणी परदेक्षीय असोत; ३० कारण त्या 
दिवशीं तुम्हांस झुद्ध करावें म्हणून तुमच्यासाठी 
प्रायश्रित्त करण्यांत येईल; परमेश्वरासमोर तुम्ही 
आपल्या सर्वे पातकांपासून झुद्ध ठराल. २३१ तुम्हांस 


तिजवर शिंपडून ती इस्राएलाच्या अशुद्धतेपासून मुक्त हा परम विश्रामाचा शब्बाथ होय; या दिवशीं तुम्हीं 


करून झुद्ध व पवित्र करावी. 

२० मग पवित्रस्थान, दर्शनमंडप आणि वेदी यांच्या- 
साठीं प्रायश्चित्त करण्याचें संपबिल्यावर तो जीवंत बकरा 
जवळ आणावा. २१ अहरोनार्ने आपले दोन्ही हात त्या 
जीवंत बकऱ्याच्या मस्तकावर ठेवून इस्राएल लोकांचीं 
सर्वे दुष्कमें व अपराध यांचा म्हणजे अर्थात्‌ त्यांच्या सवे 
पातकांचा अंगीकार करावा; व तीं सवे त्या बकऱ्याच्या 
श्षिरीं ठेवून त्यास नेमिलेल्या मनुष्याच्या हातानें रानांत 
पाठवून द्यावे. २२ तो बकरा त्याथ्या सवे दुष्कमौचा 
आर आपल्यावर घेऊन निर्जन ब्रदेशंत जाईल; त्या 
मनुष्याने त्या बकऱ्यास रानांत सोहन द्यावे. 

२३ मग अहरोनाने दर्शनमडपांत येऊन पवित्र- 
स्थानांत प्रवेशा करण्यापूर्वी परिधान केलेलीं सणाची 
वल्ले उतरून तेथें ठेवावी. २४ मग त्यानें एकाद्या पवित्र 
स्थळी पाण्याने स्नान करावे व आपलीं वरं घाळून 
बाहेर जाऊन स्वतांसाठीं व लोकांसाठी होमार्पण करून 
स्वतांसाठीं व लोकांसाठी प्रायश्चित्त करावें. २५ पापार्प- 
गाल्या वपेचा त्यानें वेदीवर होम करावा. २६ पाप 
वाहून नेण्यासंबंधाचा बंकरा ज्या मनुष्यानें सोहन दिला 
असेल त्यानें आपलीं वले धुवावी, पाण्याने स्नान करावें 


आपल्या जिवास क्ेंश द्यावा; हा निरंतरचा विधि होय. 
३२ ज्याला आपल्या पित्याच्या जागीं याजक . होण्यासाटीं 
अभिषेक व संस्कार होईल त्यानें प्रायश्चित्त करावे; 
म्हणजे सणाचीं पवित्र वल्लें लेऊन ३३ पवित्रस्थान, 
दर्शनमंडप व वेदी यांच्यासाठी त्यार्ने प्रायश्चित्त करावें 
आणि याजक व मंडळींतले इतर सवे लोक यांच्यासाठींहि 
प्रायश्यत्त करावे. ३४ इस्माएल॑ लोकांसाठी वर्षातून 
एकदा त्यांच्या सवे पातकांचें प्रायव्थित्त करण्यांत यावें, 
म्हणून हा तुम्हांस निरंतरचा विधि होय. परमेश्वराने 
मोशाला आज्ञा दिली त्याप्रमाणे अहरोनाने केलं. 
१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ अहरोन, 
६ ९७ त्याचे पुत्र आणि सर्वे इद्लाएह लोक यांस सांग 
कॉँ परमेश्वराने अशी आज्ञा दिली आहे: 
३ इस्माएल घराण्यापैकी कोणी बैल, कोकरू अथवा 
बकरा छावणीच्या आंत अथवा बाहेर मारील, ४ दर्शन- 
मंडपाच्या दाराशीं परमेश्वराच्या निवासमंडपासमोर 
परमेश्वराला अर्पण करावयास तो आणणार नाहीं, तर त्या 
मनुष्यास हत्त्या केल्याचा दोष लागेल; त्याने रक्तपात 
केला म्हणून त्याचा स्वजनांतून उच्छेद व्हावा; ५ याचा 
हेतु असा कीं इल्लाएह लोक आपले यज्ञपश्नु खुल्या 


१२६ 








मारीत असत, ते त्यांनीं दर्शनमंडपाच्या 
दाराशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर आणून परमे- 
श्वराप्नीत्यथे शांत्यपंण म्हणून अपोवे. ६ याजकाने त्यांचें 
रक्त दर्शनमंडपाच्या दाराशी परमेश्वराच्या वेदीवर 
शिंपडादें आणि त्यांच्या वपेचा परमेश्वराला सुवासिक 
हव्य म्हणून होम करावा. ७ जे व्यमिचारी मतीनें बोकड- 
ठेवांच्या मार्गे लागून त्यांस आपले यक्चप्चु अरपितात 
त्यांनीं यापुढे त्यांस. यक्ञ करू नयेत; हा तुम्हांस 
पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा विधि समजावा. 

८ तूं त्यांस सांग कीं इस्लाएल घराण्यांपैकी, अथवा 
त्यांत राहणाऱ्या उपरी लोकांपैकी कोणी होमार्पण 
अथवा शांत्यपण करील, ९ आणि तें दर्शन- 
मंडपाच्या दाराशी परमेश्वराला अर्पिण्यासाठीं आणणार 
नाहीं, तर त्याचा स्वजनांतून उच्छेद करण्यांत यावा. 

१० इस्राएल लोकांपैकी अथवा त्यांच्यांत राहणार्‍या 
उपरी लोकांपैकी कोणीं कोणत्याहि प्रकारचें रक्त सेवन 
केलें तर त्या मनुष्याला मी विसुख होऊन त्याचा स्वजनां- 
तून उच्छेद करीन. ११ कारण शरीराचें जीवन रक्तांत 
असतें, आणि तुमच्या जिवाबद्दल प्रायश्चित्त व्हावें 
महणून तें तुम्हांस वेदीवर दिलें आहे; कारण जिवा- 
बद्दल प्रायश्चित्त रक्तानेंच होतें. १२ ह्याकरिता मीं 
इस्राएल लोकांस आज्ञा केली आहे कीं तुमच्यांतील 
कोणीं रक्ताचे सेवन करू नये; तुमच्यांत राहणार्‍या 
उपऱ्यांनींहि करूं नये. 

१३ यास्तव इख्ाएल लोकांपैकी कोणीं अथवा 
त्यांच्यामध्यें राहणाऱ्या उपऱ्यांपैकी कोणीं खाण्यालायक 
फपशची अगर पक्ष्याची शिकार केली तर त्याने त्याचें 
रक्त काहून तें मातीने झांकार्वे. १४ कारण प्राणिमात्रांच्या 
जीवनाविषयी म्हणाल तर त्यांचें रक्त हेंच त्यांचें 
जीवन होय; यास्तव इस्राएल लोकांस मीं आज्ञा दिली आहे 
कीं कोणत्याहि प्राण्याचे रक्त सेवन करूं नये. कारण 
सर्वे प्राण्यांचे जीवन हेंच रक्त होय; तें जो कोणी 
सेवन करील त्याचा उच्छेद व्हावा. १५ कोणीहि 
मनुष्ये, मग तो स्वदेश्ीय असो अथवा परदेक्ीय असो, 
आपोआप मेलेल्या अथवा फाहून मारिलेल्या पद्मचें 


१२९७ 


अ० १७५-१८५४१४ 


तर त्यार्ने आपलीं वरे: घुऊन पाण्याने 
स्नान करावें व संघ्याकाळपर्यंत अश्युचि राहावें म्हणजे 
तो शुद्ध होईल. १६ त्याने. आपलीं वखे धुतली 
नाहींत व स्नान केलें नाहीं तर त्याच्या दुष्कर्भाचें 
त्याला फळ मिळेल. - 
१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इंक्लाएछ 
५८८ लोकांस सांग कीं मी परमेश्वर तुमचा देव आहें. 
:_ ३ तुम्ही मिसर देशांत रहित होतां तेथल्या 
चालीरितींचें अनुकरण करूं मका; तसेंच ज्या कनान 
देशांत मी तुम्हांस घेऊन जात आहें, तेथल्या चाली- 
रितींचें अनुकरण करू नका व तेथल्या चि्ींप्रमाणें 
चालूं नका. ४ माझेच नियम पाळा, आणि माझेच 
विधि मान्य करून त्यांप्रमा्णें वागा; मी तुमचा देव 
परमेश्वर आहें. ५ तुम्हीं माझे विधि व माझे नियम 
पाळावे; ते जो पाळील तो त्यांच्यायोगें जीवंत "राहील; 
मी परमेश्वर आहें. 
€ तुम्हांपैकी कोणीं आपल्या जवळच्या “आप्तांची 
काया उघडीं करावयास त्यांजपो्शी जाऊं नये; मी 
परमेश्वर आहे. ७ तूं आपल्या पित्याची काया. म्हणजे 
अथौोत्‌ आपल्या मातेची काया उघडी करूं नको. ती 
तुझी माता आहे म्हणून तूं तिची काया उघडी करूं नको. 
८ आपल्या सावत्र' आईचीं कायाहि उघडी करूं नको; 
ती तुझ्या पित्याचीच काया आहे. ९ आपली बहीण 
मग ती सख्खी असो अगर सावत्र असो; ती धरीं 
जन्मलेली असो किंवा बाहेर जन्मलेली असो, तिची 
काया उघडी क्ररू नको.. १० आपली नात, मग ती 
मुलाची कन्या असो अगर मुलीची कन्या असो, तिची 
काया उघडी करूं नको; तिची काया ती तुझीच आहे. 
११ पित्याला झालेली तुझ्या पित्याच्या बायकोची 
कन्या ती तुझी बहीणच आहे. म्हणून तिची काया 
उघडी करूं नको. १२ आपल्या आतेची काया उघडी 
करूं नको. ती तुझ्या पित्याची जवळची आप्त आहे. 
१३ आपल्या मावश्लीची काया उघडी करू नको; 
कारण ती तुझ्या मातेची जवळची आप्त आहे. 
१४ आपल्या चुलत्याची काया उघडी करूं नको, म्हणुजे 


० १८४११४-१९१५- , 





ती तुझी चुलती 
होय. १५ आपल्या सुनेची काया उघडी करू नको; 
ती तुझ्या मुलाची बायको होय; म्हणून तिची काया 
उघडी करू नको. १६ आपल्या भावजयीची. काया 
उघडी .करूं नंको; ती तुझ्या भावाचीच काया होय. 
१७ कोणा ल्लीची आणि तिच्या कन्येची अश्या दोघींचीहि 
काया उघडी करूं नको; तिची नात मग ती तिच्या 
मुलाची कन्या असो अथवा कन्येची कन्या असो, 


'तिला आपली खी करून तिची काया उघडी करू. नको; | 


त्या जवळच्या. आप्त होत; असें करणें मोठें पातक होय. 

- १८ तू आपल्या खच्या बहिणीस आपली खरी करून 
तिला सवत करू नको; ती जीवंत असतां तिच्या 
बहिणीची काया उघडी करूं नको. 


१९ स्री कतुमती झाल्याने अशुच्ि असते तोंवर . 


'तिची काया उघडी करण्यासाठीं तिच्यापाशी जाऊं नको. 
२० तूं आपल्या शेजाऱ्याच्या ख्रीशी कुकर्म करून अथुद्ध 
होऊं नको. २१. आपल्या संतानापैक्री. कोणाचा मोलखीा 
प्रीत्यर्थ अंभींत होम करू नको; तुझा. देव परमेश्वर याच्या 
पवित्र नामास बद्या लावू नको; मी. परमेश्रर आहें. २२ 
स्रीगमनाच्या रीतीप्रमाणे पुरषगमन करूं नको. हे अमं- 
गळ कृत्य होय. २३ कोणत्याहि. पद्चश्ी गमन करून 
अशुद्ध होऊं नको; ख्रीने प्री कुकर्म करावयास त्याच्या- 
समोर उभे राहू नये; हें विपरीत कर्म होय. 

-२४ असल्या प्रकारचं कोणतेंहि कर्मे करून भ्रष्ट 
होऊ नका; कारण जीं राष्ट्रे भी तुम्हांसमोरून धालविणार 
आहें तीं असल्याच सर्व कर्मानी श्र्ट झालीं आहेत; 
२५ त्यांचा देशाहि श्रष्ट झाला आहे, म्हणून त्यांच्या 
अधमोबद्दल त्यांचा मी समाचार घेत आहें व तो देऊ 
आपल्या रहिवाऱ्यांस ओकून टाकीत आहे. २६ ह्या- 
करितां तुम्हीं माझे. बघि व नियम पाळावे आणि स्वदेझीय 
अथवा तुमच्यांतले विदेझीय उपरी यांपैकीं कोणींहि 
असले अमंगळ कर्म करूं नये; २७ कारण तुमच्यापूर्वी 
या दैश्यांत राहणाऱ्या लोकांनीं असलीं सवे अमंगळ कर्मे 
केल्यामुळें हा देश भ्रष्ट झाला आहे. २८ तुमच्या- 

१ बिदेशी लोकांचे एक देवत. 





ल्वाय 





पूर्वी जे लोक या देशांत राहत होते त्यांस असें या 
देशाने ओकून टाकिले, तसें तुम्हीं देश भ्रष्ट केल्यास 
तुम्हांसहि त्याने ओकून टाकू नये. २९ जे कोणी 
असलें अमंगळ कर्म करितील त्या सर्वांचा स्वजनांतून 
उच्छेद व्हावा. ३० ही जी आह्ञा मीं तुम्हांस दिली 
आहे ती तुम्हीं पाळावी; तुमच्यापूर्वी प्रचलित अस- 
छेल्या अमंगळ रिवाजांप्रमाणें तुम्हीं चाळ नये व त्यामुळें 
भ्रष्ट होऊं नये; मी परमेश्वर तुमचा देव आहें. 

१ परमेश्वर मोझाला म्हणाला, २ इस्रा- 
१९ एलाच्या सर्वे मंडळीस सांग: तुम्ही पवित्र 

“_ .. “असावे, कारण मी परमेश्वर तुमचा दव पवित्र 
आहे. १ तुम्ही आपली आई व आपला बाप यांचें 
भय बाळगावे आणि. माझे शब्बाथ पाळावे; मी 
परमेश्वर तुमचा देव आहें. ४ तुम्ही मूर्तीकडे वळूं 
नये आणि आपल्यासाठी ओतींव देव करूं नयेत; भी 
परमेश्वर तुमचा देव आहें. : 

५ तुम्ही परमेश्रराप्रीत्यर्थ| शांत्यर्पणाचा यज्ञ कराल 
तेव्हां मी तुम्हांस प्रसन्न होईन असा तो करा ६ त्या 
'अपणाचें मांस यज्ञाच्या दिवशी व दुसर्‍या दिवशीं खावं, 
पण तिसऱ्या दिवशी कांहीं शेष राहिल्यास तें अभीनं 
जाळून टाकार्वे. » तिसर्‍या दिवशीं तें खाणें अमंगळ 
होय: तें मान्य व्हावयाचे नाहीं. ८ जो कोणी त्यांतलं 
कांही खाडेळ त्याला त्याच्या दुष्कमोर्चे फळ मिळेल, 
कारण त्यानें परमेश्वराची पवित्र वस्तु श्र केली असें 
होईल; त्या मनुष्याचा स्वजनांतून उच्छद व्हावा. 


९ तुम्हा आपल्या देझांतच्या पिक्राची कापणी 


कराल तेव्हां तू आपल्या झेताच्या क्रानाकोपर्‍्यांतलं 


पीक झाहून सारें कापू नको. आणि पीक काहून 
घेतल्यावर त्यांतला सरवा वेचूं नको. १० आपला 
द्राक्षमळाहि झाडून सारा खुट नको. तज्शीच द्राक्ष- 
मळ्यांतील पडझड गोळा करू नको; गरीब व उँपरी 
यांच्यासाठी ती राहूं द्यावी; मी परमेश्वर तुमचा देव आहें. 

११ तुम्ही चोरी करूं नये, एकमेकांशी कपट 
करू नये व खोटें बोलू नये. १२ माझ्या नामाची 


। खाटी ठापथ वाहून आपल्या देवाच्या नामाला बट्टा 


१८ 


लेषीय 


अ० १९:१२-२७5५२ 





लावूं नये; मी परमेश्वर आहे. १३ आपल्या शेजार्‍या- | पवित्र समजावी. २५ मग पांचव्या वर्षी तुम्हीं त्यांचीं 


वर जुलूम करू नको व त्याला लटं नको; मजुराची 
भजुरी रात्रभर आपल्याजबळ ठेवूं नको. १४ बहि- 
र्‍यास शिव्याशाप देऊं नको; ठोकर. लागेल अशी वस्तु 
अंधळ्यापुढें ठेवूं नको; तू आपल्या देदाचें भय धर; 
मी. परमेश्वर आहे. १५ न्याय करितांना गेरइनसाफ 
करू. नको; दरिद्याच्या दारिद्यावर नजर देऊं नको, 
अथवा समर्थाचे तोंड पाहून निकाठ देऊं नको; तर 
आपल्या शेजाऱ्याचा न्याय धमीनं कर. १६ आपल्या 
लोकांत इकडेतिकडे चहाब्या करीत फिरू नको; 
आपल्या शेजाऱ्याच्या जिवावर उठू नको; मी परमेश्वर 
आहे. १७ आपल्या मनांतहि आपल्या भावाचा द्वेष 
करूं नको; आपल्या शेजाऱ्याचा निषेथ अवश्य करावा, 
न केला तर त्याच्यामुळे तुह्या माथी पाप येईल. 
१८ सूड उगवू नको; आपल्या भाऊबंदांपैकी कोणाचा 
दावा धरू, नको, तर तूं आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतां- 
प्रमाणें प्रेम ठेव; मी परमेश्वर आहें. 

१९ माझे विथि पाळ. आपल्या पशरंचया मिन्न 
जातींच्या पशूंशीं संग होऊं देऊं नको; आपल्या शेतांत 
दोन जातोंचें बीं मिसळून पेरू नको; दोन प्रकारचें सूत 
मिसळून विणिलेलं कापड अंगावर घेऊ नको. २० जी 
स्री दासी असून एकाद्या पुरुषाशी वाग्दत्त झाली असेल, 
पण खंड भरून सुक्त झाली नसेल, तिच्याशी कोणीं 
कुकर्म केलें तर त्या दोघांस शिक्षा व्हावी; तथापि तिची 
मुक्तता झाली नसल्यामुळें त्यांस देहांत शासन होऊं नये. 
२१ त्या पुरुषानं दरीनमंडपाच्या दाराशी परमेश्वरासमोर 
दोषारपणासाठीं एक्र मेंढा आणावा; २२ आणि त्याने 
केलेल्या पापाबद्दल दोषापणाच्या मेंढ्याच्याद्वारे त्याच्या- 
साठीं याजकाने परमेश्वरासमोर प्रायश्चित्त करावें, म्हणजे 
न्यान केलेल्या पापाची भ्याला क्षमा होईल. 

२३ तुम्ही त्या द्ञांत जाऊन पोहंचल्यावर खाण्या- 
साठीं हरतऱ्हेचीं फळझाडें लावाळ तंव्हां तीन वर्षेपर्यंत 
त्यांचीं फळें निषिद्धे समजावी, तीं खाऊं नयेत. २४ चौथ्या 
वर्षा त्यांची सवे फळें परमश्रराच्या उपकारस्मरणा प्रीत्यर्थ 

१ मुळांत : बेसुनत 





कळे खावी म्हणजे त्यांपासून तुम्हांस बिपुल फळें 
झिळतील; मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. २६ तुम्ही 
कोणतेंहि मांस रक्तासह खाऊं नका; तुम्ही कांहीं मेत्र-्‌ 
तंत्र करूं नका व शकुनमुहूर्त पाहूं नका. २७ आपल्या 
डोक्याला घेरा राखू नका; आपल्या दाढीचे कोपरे 
छाटून बेरूप करूं नका. २८ कोणी मयत आल्यामुळें 
आपल्या अंगावर घाय करू नका, आपलें अंग गोंदू 
नका; मी परमेश्वर आहें. 

२२. आपल्या कन्येस भ्रष्ट करवून वेश्या होऊं देऊ 
नका; वेश््यागसनासुळें देश महापातकानं व्यापून जाईल 
असें करूं नका. २३० माझे शब्बाथ पाळा आणि माझ्या 
पबित्रस्थानाविषयीं पूज्यबुद्धि बाळगा: मी परमेश्वर आहे. 
३१ पंचाक्षऱ्यांच्या किंवा 'ेटक्यांच्या नादीं लागूं नका; 
त्यांच्या पाठीस लागून अष्ट होऊ नका; मी परमेश्वर 
तुमचा दव आहे. ३२ पिकलेल्या केसांसमोर उठून उभे 
राहा; व्रद्धास मान द्या; आपल्या देवाचें भय बाळगा; मीं 
परमेश्रर आहे. २३ कोणी विदेशी तुमच्या देशांत 
तुमच्याबरोबर राहत असला तर त्यास उपद्रव देऊं नका. 
३४ .तुमच्याबरोबर राहणाऱ्या परदेशीय मनुष्यास तुम्ही 
स्वदेशीय मनुष्यासारखेंच लेखा; आणि त्याजवर आपल्या- 
सारखीच प्रीति करा; क्रारण तुम्हीहि मिसर देशांत पर- 
देशीय होतां; मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. 

३५ न्याय करण्यांत, मोजणी करण्यांत, तोलण्यांत 
अथवा मापण्यांत कांहीं अधर्म करू नका. ३६ शरा 
तागडी, खरीं वजने, खरा एफा व खरा हिन हीं तुमच्या- 
पाशी असावीं; ज्यानें तुम्हांस मिसर देशांतून बाहेर 
आणिलें तो मी परमेश्वर तुमचा देव आहें; २७ म्हणून 
तुम्ही माझे सर्व विधि आणि सवे नियम मान्य करून 
पाळावे; मी परमेश्वर आहे. 

१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इल्लाएल 

२० लोकांस तू॑आणखी असें सांग: इस्राएल 
लोकांपैकी अथवा इस्राएल लोकांत राहणार्‍या 
उपऱ्यांपैकी कोणीं आपलें अपत्य मोलखास आपिठें 
तर त्यास अवश्य जिवें मारावे; देशाच्या लोकांनीं 


१२९ 


अ० २०५२-२३ 


लेवीय 





त्यास दृगडमार करावा. ३ मी त्याला विमुख होऊन 
त्याचा स्वर्जनींतून उच्छेद करीन; कारण त्यानें आपलें 
अपत्य देऊन माझें पक्‍्त्रिस्थान भ्रष्ट केलं आहे 
आणि यात पवित्र नामास बद्च लावला आहे. ४ मोल- 
खाळा. आपलें अपत्य आपिंणाऱ्याकडे देशच लोक 
डोळेझाक केरून त्यास जिवें मारणार नाहींत. ५ तर 
मी त्या मनुष्याला व त्याच्या कुटुंबाला विमुख होऊन 
त्याचा वजे कोणी' त्यास अनुसरून व्यभिचारी 
मतीने मोलखाची क्रास धरितील, त्या . सर्वांचा 
स्वजनांतून उच्छेंद करीन. 

६ जो माणूस व्यभिचारी मतीने पंचाक्षरी. व चेटकी 
यांच्या नादीं लागतो त्याला मी बिमुख्व होऊन त्याचा 
स्वजनांतून उच्छेद करीन; ७ म्हणून तुम्ही स्वतांस पावन 
करून पवित्र व्हा; कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. 
८ तुम्ही माझे विधि मान्य करून पाळा; तुम्हांस पावन 
करणारा मीच परमेश्वर आहें. ९ आपल्या पित्यास अथवा 
मातेस जो शिव्याशाप देईल त्यास अवर्ग्र जिवें मारावे 
जो. आपल्या पित्यांस अथवा. मालेस शिव्याशाप देईल 
त्याचा रक्तपात त्याच्याच माथी राहील 

१० कोणी परकश्रीगमन करील तर आंपल्यां झेजा- 
ऱ्याच्या स्रीशीं व्यभिचार करणारा तो जार व ती जारिणी 
या दोघोसेहि अवश्य जिवें मारावे. ११ जो आपल्या 


पित्याच्या खीशीं. गमन करतो तो आपल्या पित्याची 


काया उघडी करितो; त्या दोघांसाहे अवश्य जिवे 
माराक्रें.. त्यांचा रक्तपात त्यांच्याच माथी राहील. 
१२ कोणीं. आपल्या सुनेशीं गमन केलं तर त्या दोघां- 
सहि अवश्य ' जिवें मारावे; त्यांचें तं कर्म विपरीत 
होय: . त्यांचा रक्तपात त्यांच्याच माथी राहील. 
१३ कोगी स्रीगमनाप्रमार्णे पुरुषगमन केलें तर त्या 
दोघांचे हं, अमंगळ कृत्य होय: त्यांस अवश्य जिवे 
मारावे: त्याचा रक्तपात त्यांच्याच माथी. राहील. 
१४ एकाढीँ खा व तिची आई या दोघींस कोणीं 
ठविळें तर ते महापाप होय; तो पुरूष व त्या 
दोन्ही क्रिया यांस अमीत जाळावे: तुमच्यामध्ये 
असलं दुष्कम राहू नये. १५. कोणा पुरस्षाने पश्चगमन 


केलें तर त्याला अवस्य जिवें मारावे; तो पशुहि मारून 
टाकावा, १६ कोणी श्री कुकर्म करावयास एकाद्या 
पशकडे जाईल तर त्या खीला व त्या पशला मारून 
टाकावे; त्यांचा अवश्य वध करावा; त्यांचा रक्तपात 
त्यांच्याच माथी राहील. 

१३ कोणी आपल्या बहिणीला, मग ती त्याच्या 
पित्याची कन्या असो अगर त्याच्या मातेची कन्या. असो, 
आपली स्री करून तो तिची काय़ा पाहील व ती त्याची 
काया पाहील तर हा निंद्य प्रकार होय; त्या दोघांचा 
त्यांच्या भाऊबंदांच्या देखत उच्छेद करावा. त्यानें आपल्या 
बहिणीची काया उघडी केली असे होईल; त्यानें आपल्या 
दुष्कर्माचा भार वाहिला पाहिजे. १८ ल्ली क्रतुमती असतां 
तिच्याशी कोणी गमन करील. व तिची काया उघडी 
करील तर त्यानं तिच्या रक्ताचा झरा उघडा केला व 
तिनेंहि आपल्या रक्ताचा झरा उघडा केला असें होईल; त्या 
दोघांचाहि स्वजनांतून. उच्छेद व्हावा. १९ आपली 
मावशी अथवा आपली आत यांची काया उघडी करूं 
नये: जो तसें करील त्यानं आपल्या जवळच्या आप्तांची 
काया उघडी केली असें होईल; त्यांनीं आपल्या दुष्कर्माचा 
भार वाहिला पाहिजे. २० कोणी आपल्या चुलतीशीं 
गमन केलें तर त्यानें आपल्या चुलत्याचीच काया उघडी 
केली असें होईल: तीं आपल्या पापाचा भार वाहून 
निरपत्य मरतील. २१ कोणी आपल्या भावजयीस 
ठेवील तर ता श्रष्टता होय; तशानें त्याने आपल्या 
भावाचीच काया उघडी केली असें होईल; तीं 
निरपत्य राहणार. 

२९ ह्याकरितां तुम्हीं माझे सवे विभि व माझे सवं 
नियम मान्य करून पाळावे म्हणजे ज्या देशीं मी 
तुम्हांस घेऊन जात आहे. तो तुम्हांस ओकून 
टाकणार . नाहीं. २३ ज्या सष्टांस मी तुम्हांपुढन 
घालवून दगार आहे त्यांच्या चालीरितींचे तुम्ही . अनु- 
करण करूं नका: त्यांनीं असला भ्रष्टाचार केळा म्हणून 
मल्य त्यांचा तिटकारा आल्य: २४ पण मां तुम्हांस 
सांगितलें आहे काँ त्यांचा दळ तुमचे वतन होईल. 
मी तो तुमच्या स्वाधीन करान, ज्यांत दुधामधाच प्रवाह 


१३० 


सेवीय 











. आहेत असा देश तुमच्या ताज्यांत देईन; 
तुम्हांस इतर राष्ट्रांपासून वेगळें करणारा मी परमेश्वर 
तुमचा. देव आहे. :२५ यास्तव तुम्हीं शद्ध व अथुद्ध 
फु आणि. शुद्ध व अशुद्ध पक्षी यांमधठा भेद पाळावा, 
आणि जो कोणताहि पंशु, पक्षी अथवा जमिनीवर 
रांगणारा प्राणी भी तुम्हांसाठी अशुद्ध ठरवून निषेधिला 
आहे, त्याच्या योगें तुम्ही आपणांस अमंगळ करू 
नका. २६ तुम्ही माझ्याप्रीत्यर्थ पवित्र व्हावे; कारण 
मी परमेश्वर पवित्र आहें; तुम्ही माझेच असावें म्हणून 
मीं तुम्हांस इतर राष्ट्रांपासून वेगळें केलें आहे. 

२५ कोणी पंचाक्षरी अथवा चेटकी असला, मग तो 
पुरुष असो किंवा स्री असो, त्यास अवश्य जिवें मारावे. 
त्यांस दगडमार करावा; त्यांचा रक्तपात त्यांच्या 
माथी राहील. 

१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, अहरोनाचे 
२९९ पुत्र जे याजक त्यांस असें सांग: त्यांच्या 
कुळांपैक्रीं कोणी मयत झालें तर त्यांचें कोणींहि 

सुतक धरू नये; २ 
आपली माता, पिता, पुत्र, कन्या, बंधु ३ आणि 


आपले जवळचे आप्त म्हणजे 
आपल्याजवळ असलेली अविवाहित भगिनी यांचें मात्र 
सुतक धरावें: ड॒ पण याजक आपल्या लोकांमध्यें 
प्रमुख असत्यामुळें त्याने सुतक धरून त्वतांला 
अपवित्र करूं नये. ५ त्यांनीं आपलें डोकें मुंड नये: 
आपल्या दाढीच्या कोनांचे केस काहू नयेत; भापल्या 
शरीरास घाय करू नयेत. ६ त्यांनीं आपल्या देवा- 
प्रीत्यर्थ पवित्र राहावे आणि आपल्या देवाचें. नाम 
अपवित्र करुं नये; कारण ते परमेश्वराप्रीत्यर्थ हव्य 
म्हणजे देवाप्नीत्य्थ अनन अपींत असतात; म्हणून 
त्यांनीं पांवित्र राहावे. ७ त्यांनीं वेश्या किंवा भ्रष्ट खरी 
आपली बायको करू नये. सोडलेल्या श्लीशीं लग्न करूं 
नये. कारण याजक ' आपल्या देवाप्रीत्यर्थ पवित्र आहे. 
«याकरितां तूं त्यास पावित्र मानावे; तो तुझ्या देवास अन्न 
अर्पितो म्हणून त्यास तूं पवित्र लेखावें; कारण तुम्हांस 
पावन करणारा मो परमेश्वर पवित्र आहें. « कोणा 
याजकाची कन्या वेऱ्याकर्म करून भ्रष्ट झाली तर तिनें 





अ० २०३;:२४-२१५२३ 








आपल्या पित्यासहि श्रेष्ट केलें असें होईल; तिला अग्नीने 
जाळून टाकावे. 

१० जो आपल्या बांधवांमध्यें मुख्य याजक आहे, 
ज्याच्या मस्तकाचा अभिषेकाच्या तेलाने अभ्यंग झाला 
आहे, पवित्र वळले धारण करण्यास ज्यांचा संस्कार 
झाला आहे, त्यानें आपल्या डोक्याचे केस सोडूं नयेत; 
आपलीं वस्त्रे फाडूं नयेत; ११ त्यानें कोणाच्या प्रेता- 
जेवळ जाऊं नये; आपल्या बापार्चे किंवा मातेचे सुतक 
धरू नये; १२ त्यानं पवित्रस्थांनाबाहेर जाऊं नये; 
आपल्या देवाचें पवित्रस्थान भ्र करू नये; . कारण 
त्याच्या देवाच्या तैलाभिषेकानें त्याचा संस्कार झाला 
आहे; मी परमेश्वर आहिं. १३. त्याने कुमारीशॉंच 
विवाह करावा. १४ विधवा, सोडलेली ख्री, श्रेष्ट क्ली. 
अथवा वेड्या यांपैकीं कोणी त्यानें बायको करूं नये. 
तर त्यानें आपल्या भाऊबंदांतल्या एकाद्या कुमारीशीं 
लम करावें. १५ त्यानें स्वजनांमध्ये आपली संतति 
भ्रष्ट होऊं देऊं नये; कारण त्याला पावन करणारा 
मी परमेश्वर आहे. 

१६ आणखी परमेश्वर मोशाला म्हणाला, 
१५ अहरोनास सांग: तुझ्या वंशांत पिढ्थानपिढ्या ज्या 
कोणास कांहीं व्यंग असेल त्यानें देवास अन्न अर्पिष्या- 
साठीं जवळ जाऊं नये. १८ त्यास कोणतेंहि व्यंग 
असलें. तर त्यानं समीप येऊं नये; मग तो अंधळा, 
लंगडा, चपट्या नाकाचा, अधिक अंग असलेला असो, 
१९ अथवा हातपाय तुटलेला असो, २० कुबडा, खुजा, 
नेत्रदोषी असो, किंवा चाई, गजकर्ण वगैरे झालेला 
अथवा भम्नांड असो; २१ अहरोन याजकाच्या 
वंशापॅ्के' कोणास असें एकार्दे व्यंग असलें तर त्यानें 
परमेश्वराला हव्य आर्पिण्यासाठी जवळ जाऊ नये; 
त्याच्या शरीरांत व्यॅग असल्यामुळे त्यानें आपल्या 
ढेवास अन्न अपावयास समीप येऊं नये. २२ त्यार्ने 
आपल्या देवास अपिलि्ले परमपवित्र अन्न व पवित्र 
अन्न खार्वे; २३ पण त्याला व्यंग असल्यामुळें त्यानें 


। अंतरपटाच्या आंत आणि वेदीपाशीं जाऊं नये; त्यानें 


माझी पवित्रस्थानें भ्र्ट करू नयेत; कारण त्यांस पावन 


१२३१ 


अ० ९१:२३-२-:२४ 


करणारा मी परमेश्वरी आहे. २४ . मोझानें अहरोन, 
त्याचे पुत्र व सगळे इस्राएल लोक यांस हें सांगितले... . 

१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ अडरोन 

व त्याचे पुत्र यांस सांग क्री इस्लाएल लोकांच्या 

.- ज्या पवित्र बस्लु ते मला समर्पितात त्यासंबंधानें 
त्यांनी जपावे आणि - माझे पवित्र नाम भ्रष्ट करूं नये; 


स्पर्श करील त्याचा माझ्यासमोर उच्छेद व्हावा; मी-परमे- 
श्वर आहें. ..ड अहरोनाच्या वंदांपैकीं . कोणी महारोगी 
अथवा क्लावी. असला तर त्यार्ने शुद्ध होईपर्यंत पवित्र 


केलेल्या वस्तु. खाऊ नयेत... मयतामुळें अशुद्ध झालेल्या 


मनुष्यास किंवा रेतस्खलन . झालेल्या पुरुषास जो स्पशी 
क्ररांल, '“« ज्याच्या. स्पर्शाने लोक अशुद्ध होतात 


अशुद्धता असलेल्या एकाद्या मनुष्यास जो स्पर्श करील, 
६ जो मनुष्य यांपैकी कोणासहि स्प करील, त्यानें 
संध्याकाळपर्यंत . अशुचि राहावें व जलस्नान करीपर्यंत 
पवित्र पदार्थ खाऊं नयेत. ७५ 
तो छुद्ध ठरेल, त्याने. नंतर पवित्र पदार्थ सेवन करावे 
कारण त त्याचें अन्नच होत 
अथवा श्वापदांनीं फाडिलेलं असें कांहीं खाऊन त्याने 
भ्रष्ट होऊं नये; मी परमेश्वर आहे. ९ मीं पवित्र वस्तूं- 
विषयीं जी आज्ञा केली आहे ती, याजकांनीं पाळावी; 
ती .न मानून त्या वस्तु श्र्ट केल्यास त्यांस त्याबइळ 
पातकाचा भार वाहावा लागेल, व त्यासुळें त मरतील; 
त्यांस पावन करणारा मी परमेश्वर आहें. 

१० कोणा परेक्यानं पवित्र पदार्थ खाऊं नये; तो 
याजकाच्या घरचा पाहुणा किंवा मजूर असला तरी त्यानेंहि 
पवित्र पदार्थ खाऊं नये. ११ पण याजकाने भोल देऊन 
कोणी मनुष्य विकत घेतला असला तर त्यानं तो खावा. 
तर्सेंचे याजकाच्या घरीं जन्मले असलील त्यांनींहि तो 
खांदा. १२ ग्राजकाची कन्या. कोणा परक््याला दिली 
असली तर तिनें समपेण केलेले पवित्र पदार्थ खाऊं 


। पुत्र व सर्व इल्लाएल लोक यांस सांग: 
अशा रांगणाऱर्‍्या जंतूला. अथवा कोणत्याहि प्रकारची । 


सूय्रोस्त झाल्यावर 


॥। असलेला कोणताहि प्राणी अर्पू नये; कारण तो 
८ आपोआप मेलेलं 


नयेत. १३ याजकाची कन्या विधवा असली अथवा 
नवर्‍याने तिचा त्याग केला असला, आणि ती अनपत्य 
असून तरुणपणीं होती तशीच आपल्या पित्याच्या धरी 
धरत येऊन राहत असली तर तिनें आपल्या पित्याच्या 
अन्नाचें सेवन करावें; पण कोणी परक्यांनी तें खाऊं 


1 नेये.. १४ कोणी मनुष्यानें चुकून पवित्र पदार्थ खाले 
मी परनश्वर आहे. ३ तूं त्यांस. सांग, पिढ्यानपिढ्या : 
तुमच्या सर्व वंद्यांत जो कोणी अश्नुद्धावस्थेंत असून इ्ला- : 
शल लोकांनीं परमेश्वराला समर्पित केलेल्या पवित्र. वस्तूंस 


तर त्यानें त्या पदार्थांच्या पांचव्या हिदशाइतकी त्यांत 
भर . धाळून याजकास मोबदला द्यावा. . १५ इल्लाएल 
कोक ज्या पवित्र वस्तु परमेश्वराला अर्पितात त्या त्यांनीं 
भ्रष्ट करूं नयेत; १६ पवित्र पदार्थ खात्ल्यानें उद्भवणारा 
त्यांचा दोषजनक अधर्मभार वाहण्यास याजकांनीं 
कारण होऊं नये; कारण त्यांस पावन करणारा मी 
परमेश्रर आहें 

१७ परमेश्रर मोशाला म्हणाला, १८ अहरोन, त्याचे 
इस्ग्राएल 
लोकांपैकी अथवा इस्राएल लोकांत राहणाऱ्या उपरी 


) लोकांपैकी कोणी आपल्या नवसाच्या अथवा स्वसंतो- 


धाच्या बलीचा परमेश्वराप्रीत्यथ होम करील १९ तर 
तुमचा स्वीकार करण्यांत यावा म्हणून गुरें, मेंढरे अथवा 
बकरी यांतला निर्दोष नर अर्पण करावा. २० दोष 


तुमच्याप्रीत्यथे स्वीक्ारिला जाणार नाहीं. २१ आपला 
नवस पुरा करण्यासाठीं अथवा स्वसंतोषाच्या अर्पणा- 


। साठीं कोणी परमेश्वराप्रीत्यथ गुरांढोरांतून किंवा शेरडां- 


मेंढरांतूत शांत्यपण करील तर तें मान्य व्हांवया- 


। साठी निर्दोष असावें, त्यांत कांही दोष नसावा. 


२२ अंघळा, अवयव भम झालेला, लळा अथवा 
अंगावर मस, नायटे अथवा खरूज असलेला असा 
कोणताहि प्राणी परमेश्वराला अर्पू नये किंवा त्याचा वेदी- 
वर हव्य म्हणून परमेश्रराप्रीत्यर्थ होऊ करूं नये. २२ बेल, 
मेंढा अथवा बकरा यांचा एकादा अवयव अधिकडणा 
असला तर तो स्वसंतोषाच्या अपणास चालेल, पण 
नवस फेडावयाच्या कामी त्याचा अंगीकार होणार नाहीं. 
२४ ज्याचे अंड दबलेले, बडविलेले, फुटलेळे अथवा 
कापिलेले असतील असा कोणताहि प्राणी परमेश्वरास 


१३२ 


अ० ९२९:२४-२३४१८ 





:अर्पेण कुक नये; तू आपल्या देशीं असला कांहीं प्रकार 
"कह नये. २५ यांतले कोणतेहि प्राणी परक्याच्या हातून 
घेऊन आपल्या देवास अभश्न म्हणून अपण करूं नयेत: 
कारण. त्यांच्यांत व्यंग आहे, त्यांच्यांत दोष आहे, 
म्हणून त तुम्हांप्रीत्यर्थ स्वीकारण्यांत यावयाचे नाहींत 
परमेश्वराने . मोशाला सांगितलं : २७ वासळू 
कोकरू अथवा करडू जन्मल्यावर सात. दिवस आपल्या 
आहेखालीं असलें. पाहिजे: आठव्या दिवसापासून पुढें 
तें. 'परमेश्रराला . हव्यरूपानं अपण करण्यासाठीं स्वीकार: 
ण्यास योग्य ठरेल. २८ गाईचा अथवा मेंढीचा व 
तिच्या वल्पाचा . एकाच दिवशीं. बलि देऊं नये. 
२९. तुम्ही परमेश्वराप्रीत्यर्थ शांत्यपणाच्या बलीचा यज्ञ 
कराल तेव्हां तुमचा. अंगीकार. होइल अक्षा प्रकारें तो 
: करावा. ३० त्याच दिवशीं. तो. खाण्यांत यावा: 
- त्यांतला कांहीं. सकाळपर्यंत ठेवूं नये: मी परमेश्वर 
आहें. ३१ तुम्हीं माझ्या आज्ञा. मान्य करून त्या 
.पाळाव्य़ा: मी परमेश्रर आहे. ३२ माझ्या पवित्र 
“-नामास तुम्ही बद्रा लावू नये: इस्राएल  लोकां- 
म्ये मला पवित्र मानिळं जावो; तुम्हांस पावन 
करणारा मी परमेश्रर आहे. ३२ तुमचा देव व्हावें 
म्हणून मीं तुम्हांस मिसर देशांतून बाहेर आणिर्ले; 
मी परमेश्वर आहें 
१ परमेश्रर मोशाला म्हणाला, २ इस्राएल 
२३ लोकांस सांग : पवित्र मेळे भरविण्यासाठी परमे- 
श्रराच्या ज्या पवेकाळांची तुम्हीं प्रसिद्धि कराव- 
यांची ते माझे पर्वकाळ हे : ३ सहा दिवस सवे कामकाज 
करावे, पण सातवा दिवस परम विश्रामदिन व पवित्र 
मळ्याचा दिवस होय: या दिवशीं तुम्ही कोणतेंहि 
काम करू नये: तुमच्या सवे घरांघरांतून हा परमेश्रराचा 
शब्बाथ असावा. र 
४ परमेश्वराचे जे परवेकाळ म्हणजे पवित्र मेळ्याचे 
दिवस तुम्ही नियमित समयीं प्रसिद्ध करावे ते हे: 
५ पहिल्या महिन्याच्या चतुदेशीस सायंकाळी परमेश्वराचा 
वेल्हांडण सण येतो. ६ त्याच महिन्याच्या पंधराव्या 


१ झुळांत : पेसाख. 





दिवशी परमेश्रराप्रीत्य्थ जेखमीर भाकरीचा सण. सुरू 
होतो: न्यांत तुम्ही. सात दिवस बेखमीर भाकर खाधी. 
७ त्यांपैकी पहिल्या दिवशीं तुम्ही पवित्र मेळा. भरवावा 
त्या " दिवशी अंगमेहनतीचें कांहीं काम करूं नये. 
८ सात . दिवस तुम्ही परमेश्वरास . हव्य..अपावें:..सातव्या 
दिवशीं पवित्र मेळा भरवावा: त्या दिवशी अंगमेहनतीचें 
कांहीं काम करूं नये. 

९ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, १०. इस्राएल लोकांस 
सांग :- जो देश मी तुम्हांस. देत आहें त्यांत तुम्ही 
जाऊन पोहुंचाल व त्यांतळं प्रीक कापाळ तेव्हां आपल्या 
पिकाच्या पहिल्या उपजाची पेंढी याजकाकडे आणावी; 
११ ली तुम्हांप्रीत्य्थ स्वीकारण्यांत यावी म्हणून ती 
त्यानें परमेश्वरासमोर ओवाळावी: शब्बाथाच्या दुसर्‍या 
दिवशीं याजकान ती ओवाळावी. १२ पेंढीची ओवाळणी 


कराल त्या दिवशीं एका वर्षाच्या एका निर्दोष. मेंढ्याचा 


परमेश्वराप्रीत्यर्थ होम करावा. १३ त्याबरोबरचा अभ्न- 
बलि दोन दठामांडा एफा तैलमित्रित सपिठाचा असावा; 
हें परमेश्वराला सुवासिक हव्य होईल: आणि त्याबरोबर 
एक चतुर्थाडा हिन द्राक्षारस अपांवा. १४ हें 
सर्व आर्पिण्यासाठीं तुम्ही आपल्या देवासमोर घेऊन 
जाल त्या दिवसापर्यंत नव्या पिकाची भाकर खाऊं 
नये. तसेंच हुरडा किंवा हिरवे धान्य खाऊं नये; 
तुमच्या सवं घरीं हा पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा 
बिभि होय. 

१५ ठाब्बाथाच्या दुसऱ्या दिवशीं तुम्ही ओवाळ- 
णीची पेंढी आणाल तेव्हांपासून पुरे सात. शब्बाथ 
मोजावे: ३६ सातव्या शब्बाथाच्या दुसरे दिवशी 
पन्नासावा दिवस मोजून त्या दिवशी परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
नवें. अन्नापण. करावें. १७ तुम्ही आपल्या घरांतून 
दोन दडमांडा एफाभर. सपिठाच्या दोन भाकरी ओवा- 
ळणीसाठीं आणाव्या: त्या खमीर घालून भाजाव्या; 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ हें प्रथम उपजाचें अपेण होय. 

१८ वर्षावर्षाची सात ' निर्दोष कोकरे, एक गोऱ्हा 
आणि दोन मेढे भाकरींबरोबर अर्पाते; त्यांबरोबरचें 
अन्नापेण व पेयापेण यांसह त्यांचा परमेश्वराप्रीत्यर्थ होम 


१३३ 


अ० २९४:१८-४३ 





करावा; हें परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य होये. १९ मग । तुम्ही. आपल्या जिवांस केश द्यावा; 
पापार्पणासाठीं एक बकरा व शांत्यपेणाच्या यज्ञासाठी. 


एकएक वर्षांचे दोन मेंढे अपोवे. २० याजकाने तीं 
प्रथम उपजाच्या भाकरीबरोबर त्या मेंढ्यांसह परमे 
श्ररासमोर ओवाळावीं; हीं परमेश्वराप्रीत्यर्थ पवित्र 
असून याजकाचा भाग व्हावीं. २१ तुम्ही त्याच दिवशीं 
हे जाहीर करावें कीं या दिवशी आपला एक पवित्र 
मेळा भरणार, . म्हणून कोणींहि या दिवशीं अंगमेहनतीचे 
कॉम करू नये; तुमच्या सवे धरीं तुम्हांस हा 
पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा विधि हो. 

२२ तुम्ही आपल्या देशांतील पीक कापाल तव्हां 
कोनाकोपऱ्याची झाडून सारी कापगी करू नका, 
आणि आपल्या पिकाचा सरवा वेंचू नका: गरीब 
ब विदेशी यांच्यासाठी तो राखन ठेवा; मी परमेश्वर 
तुमचा देव आहे. 

२३ परमेश्वर मोळाला म्हणाला, २४ इस्राएल 
लोकांस सांग : सातव्या महिन्याची प्रतिपदा तुम्हांस 
परमविश्रामाची असावी; स्मरण देण्यासाठी त्या 
दिवशीं रणशिंगे फुंकावी व पवित्र मेळा भरवाबा. 
२'५ त्या दिवशीं तुम्ही अंग्मेहनतीचें क्रांही क्राम 
करूं नये, तर परमेश्वराला हव्य अपवि. 

२६ परमेश्वरानं मोशाला सांगितर्ले: २७ त्याच 
सातव्या महिन्याच्या दशमीस प्रायश्चित्ताचा दिवस 
पाळावा; त्या दिवशीं तुमचा पवित्रे मेळा भरावा; त्या 
दिवशी तुम्ही आपल्या जिवांस क्लेश द्यावा आणि परमे- 
श्रराला हव्य अपोवे. २८ त्या दिवशीं तुम्हीं कोणतेंहि 
काम करूं नये; कारण हा प्रायश्ित्ताचा दिवस होय; त्या 
दिवशीं तुमचा दव परमेश्वर याजसमोर तुम्हांसाठीं 
प्रायश्चित्त करण्यांत यावें. २९ त्या दिवशीं जो मनुष्य 
आपल्या जिवाला केश देत नाहीं त्याचा स्वजनांतून 
उच्छेद व्हावा. ३० कोणी मनुष्य त्या दिवळीं कोणतेंहि 
काम करील तर त्याचा मी स्वजनांतून उच्छेद करीन 
३१ तुम्ही कोणतेंहि काम करू नये; तुमच्या सव घरीं 
नुम्हांस तो पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा विधि होय. 
३२ तो दिवस तुम्हांस परम विश्रामदायक व्हावा व 


लेवीय 


आणि त्या 
महिन्याच्या नवव्या दिवशी एका सायंकाळपासून 
दुसऱ्या सायंकाळपर्यंत तुम्हीं शब्बाथ पाळावा. . 

३३ परमेश्वर मोळाला म्हणाला, ३४ इस्राएल 
लोकांस सांग : त्याच सातव्या महिन्याच्या पंधराव्या 
दिवसापासून सात दिवसपर्यंत परमेश्वराप्रीत्यर्थ मांडवांचा 
सण पाळावा. ३५. पहिल्या दिवशीं पवित्र मेळा भरवावा; 
त्या दिवशीं अंगमेहनतीचें कांही काम करूं नये. 
३६ सात दिवस परमेश्वराला हव्य अपावें व आठव्या 
दिवशी आपला पवित्र मेळा भरवून परमेश्वराला 
हब्य अर्पावे; हा महामेळ्याचा समारोपदिन होय: त्या 
दिवशीं कोणतेंहि अंगमेहनतीरचें काम करूं नये. उ 

३७ परमेश्वराचे पवकाळ हे होतं; त्यांत हव्य म्हणजे 
होमबालि; अन्नबाल, शांत्यपैण व पेय़ार्पण त्या त्या 
दिवसानुसार परमेश्वरास अर्पावे म्हणून पवित्र मेळे 
भरावे असें तुम्हीं प्रसिद्ध करावें; ३८ ह्यांशिवाय 
आणखी पाळावयाचे सण म्हणजे परमेश्वराचे 
होब्बाथ पाळणे, भेटी अर्पिणे, सवे नवस फेडणे 
आणि परमेश्वरास स्वसंतोषाची सवे अर्पणे करणें 
हे आहेत. 

३९ देशांतले उत्पन्न गोळा केल्यावर त्याच सातव्या 
महिन्याच्या पंधराव्या दिवसापासून सात दिवसर्पर्यत 
परमेश्वराप्रीत्य्थ सण पाळावा; पहिला दिवस व आठवा 
दिवस हे परम विश्रामदिन होत. ४० पहिल्या दिवशी 
तुम्हीं चांगल्या चांगल्या ब्रक्षांची फळें, खजुरीच्या झावळ्या, 
दाट पालवीच्या ब्रक्षांच्या डाहळ्या, ओहळाजवळचे 
वाळूंज हो. आणून परमेश्वर तुमचा देव याजसमोर 
सात दिवस उत्सव ' करावा. ४१ वर्षानुवषे सात 
दिवसपर्येत  परमेश्रराप्रीत््थ हा सण पाळावा; 
तुमचा हा पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा विधि 'होय: 
सातव्या महिन्यांत हा सण पाळावा. ४२ तुम्हीं सात 
दिवस मांडवांत राहावें; जितके जन्मतः इस्राएल 
आहेत त्यांनीं मांडवांत राहावें; ४३ म्हणजे तुमच्या 
पुढल्या पिढ्यास कळेल कीं मो इस्राएल लोकांस मिसर 
देशांतून बाहेर काढिले तेव्हा त्यांची मांडवांत 


१३४ 










करविली; मी परमेश्रर तुमचा देव आहें. 
४४ यात्रमाणें मोशानें इस्राएल लोकांस परमेश्वराचे 

- . १ परमेश्वर मोशाळा म्हणाला, > इल्लाएल 
२१९७ लोकांस ही आहा कर: दीप. सतत पेटत 

- राहन उजेड व्हावा म्हणून जैतुनाचें कुटून 
काढळेळें . निरे तेल . त्यांनी तुजकडे घेऊन यावें; 
'३ अहरोनाने उर्पात. उंपांत आह्ञापटाच्या अंतरपटा. 
आहेर . परमेश्रंरांसमोर नित्य संध्याकाळपासून सकाळ- 
पर्यंत त्याची - व्यवस्था ठेवावी; हा तुमचा पिढ्यान- 
पिढ्या निरंतरचा विधि होय. ४ त्याने हे दिवे 
झुद्ध दीपतृक्षावर परमेश्वरासमोर निरंतर ठेवण्याची 
व्यवस्था करावी. 

५ तूं सपीठ घेऊन त्याच्या बारा पोळ्या. भाज; 
एकेक पोळी दोन दशमांशा एफाभर सपिठाची करावी. 
६ त्यांच्या दोन रांगा करून एकेका रांगेस सहासहा 
सोळ्या झुदध मेजावर परमेश्वरासमोर ठेवाव्या. 
७ एकेका रांगेवर शुद्ध धूप ठेव म्हणजे तो त्या 
पोळीचें परमेश्वराला स्मरण देणारे हव्य असा होईल. 
८ प्रत्येक दाब्याथवारीं त्याने परमेश्वरासमोर त्या सतत 
मांडाव्या; इस्राएल. लोकांच्या वतीचा हा निरंतरचा 
करार होय. ९ ही पोळी अहरोन व त्याचे पुत्र यांचा 
वांटा होय; त्यांनीं ती पवित्र स्थळीं खावी; कारण 
निरंतरच्या बिधीप्रमाणे परमेश्वराला आर्पिलेल्या हव्यांपैकीं 


ती त्याला परम पवित्र होय. 
१० त्या काळीं कोणा इस्राएल ख्रीचा मिसरी 
बापाच्या पोटचा एक पुत्र होता, तो इस्राएल 


लोकांमध्ये गेला; तेव्हां तो आणि एक इस्राएल माणूस 
छावणींत भांहं लागले. ११ तो इस्राएल ख्रीचा पुत्र 
परमेश्वराच्या नामाची . निंदा करून त्याला शिव्याशाप 

लागला: तेव्हां त्यास ' मोशाकडे आणिलें. त्याच्या 
आईेचें नांब हलोमीथ असें असून ती दान वंद्यांतीठ 
दिनी. यांची कन्या होती. १२  त्याच्यासंबंधाने 
त्यास अटकेंत ठेविलें. र 


१३ मग, परमेश्वराने मोशाला : सांगितळे, १४ तुव्ही 
- त्या. शिव्याशाप देणाऱ्यास छावणीच्या बाहेर घेऊन - जा; 
जितक्यांनीं ती निंदा ऐकली तितक्‍्यांनी आपले “हात 
त्याच्या मस्तकावर ठेवावे; नंतर सर्व मंडळीने त्यास 


अ० २९३४२३-२५४ 








डर 


दगडमार करावा. १५ तूं इल्लाएल ठोकांस सांग कीं 
जो कोणी आपल्या देवास दिव्याशाप देईल त्याच्या 
दुष्कमोचें त्याला फळ मिळेल. १६ परमेश्वराच्या नामाची 
निंदा करणाऱ्यास अवश्य जिवें मारावें; सर्व मंडळीने 
त्यास अवश्य दगडमार करावा; तो परदेक्षीय असो 
अगर स्वदेशींय असो, त्यानें परमेश्वराच्या नामाची निंदा 
केली तर त्यास जिवें मारावे. १७ जो कोणी मनुष्य- 
हृत्या करील त्यास अवश्य जिवें मारावे; १८ जो 
कोणी एकाद्या प्रामपद्मूस जिवे मारील त्यानें प्राण्या- 
बद्दल प्राणी देऊन भरपाई करावी. १९ कोणी आपल्या 
शेजार्‍यांचा देह व्यंग करील तर त्यानें असें. केळे 
असेल तसेंच त्याला करावें; २० भवयवभंगाबद्दल 
अवयवभंग, डोळ्याबद्दह डोळा, दांताबद्दल दांत, 
याप्रमाणें त्यानें जसा अपकार केला असेल तसाच 
त्याला करावा. २९१ पश्ठु मारणाऱ्यानें त्याची भरपाई 
करावी, पण मेलुष्यहत्या करणाऱ्यास मारून टाकावे. 
२२ तुम्ही स्वदेशीय असा किंवा परदेशीय असा, 
तुम्हां सर्वाना एकच नियम आहे,. कारण मी परमेश्वर 
तुमचा देव आहे. २३ मोझाने इस्राएल लोकांस 
याप्रमाणे सांगितलें . तेव्हां त्यांनी त्या शिव्याशाप 
देणाऱ्यास छावणीबाहेर घेऊन, जाऊन दगडमार केला. 
परमेश्वराने मोशाला आज्ञा केली त्याप्रमाणें इस्राएल 


१ परमेश्रर सीनाय परवेतापाशी मोशाला 
.€< म्हणाला, २ इद्माएल लोकांस असें गो 
देश मी तुम्हांस देत आहें त्यांत तुम्ही 
पोहंचलां म्हणजे परमेश्रराप्रीत्यर्थ देशास विश्राम मिळावा. 
३ सहा वर्षे आपली झोती करावी आणि सहा वर्षे 
द्राक्षमळा खश्बयी करून त्याचें उत्पन्न जमा करावें; 
४ पण. सातव्या वर्षी भूमीस परमविश्रामाचा शज्याच 


१२५ 


अ० २५४४-२९ 


ळा 


परमेश्रराप्रीत्यर्थ असावा; त्या. वर्षी शेते पेरू नयेत 
अथवा मळे खची करूं नयेत, ५ आपोआप उगवलेले 
धान्य कापू नये; खश्ी न केलेल्या द्राक्षवेलीची फळें 
तोह नयेत; भूमीच्या परमविश्रामाचं ते वर्षे असावें. 
६ भूमीच्या विश्रामझालच्या उपजावर तुमचा, तुमच्या 
दासदासींचा, तुमच्या मजुरांचा ग॒ तुमच्याबरोबर 
राहणार्‍या . परदेशीयांचा निर्वाह होल; ७ तुमचे 
पश्च वे देशांतील जनावरें यांस भूमीचे सर्व उत्पन्न 
खावयास मिळेल. 

८ सात बिश्रामवर्षे म्हणजे सात गुणिले सात एवढी 


बर्षे मोजा; या सात विश्रामवषींचा काळ एकुणपत्नास वर्षे 


होय. ९ मगे सातव्या महिन्याच्या. दशमीस म्हणजे 
प्रायश्षिताच्या दिवशी महानादाचे शिंग देशभर संपेत्र 
फुंकार्बे. १० त्या पन्नासाव्या वर्षास पवित्र मानादें आणि 
देशांतल्या सर्व रहिवाश्यांस मुक्ततची घोषणा करावी; 
* या वर्षोस तुम्ही योबेल म्हणावें: या वर्षी. तुम्ही आप- 


आपल्या वँतनांत व आपआपल्या प्ररीं परत जावें. ११ हें 
पत्नासावे वर्षे तुमचे योबेळ "वषे होय: या वर्षी तुम्ही । 


कांहीं प्रेरू॑ नये, आपोआप उगवळेले कापू नये, 


आणि सख्श्ची न केलेल्या द्राक्षवेलीची फळेंहि खु : 
नयेत; १२ कारण हे योबेळ वर्ष होय: हें तुम्हांला 
पवित्र असावें: या वर्षी तुम्हीं शेतांत सांपडेल तो ! 


उपज खावा. 

१३ या योबेल वर्षी तुम्ही सर्वानी आपआपल्या 
वतनांत परत जावे. १४ तुम्ही आपल्या भाऊबंदांला 
कांहीं बिकाल किंवा त्यांच्या हातून कांहीं विकत घ्याल 
तेव्हां एकमेकांचा अन्याय करू नका. १'. योबेल 
वषानंतर जितकी बर्षे झालीं असतील त्यांच्या संख्ये 
प्रमाणें आपल्या भाऊबंदांपासून मोल घ्यावें. व तितक्‍या 
वर्षांच्या उत्पंन्नानुसार त्यांनीं विकी करावी. १६ त्या 
वर्षांची संख्या अधिक असली तर त्या मानानें 
मोळ वाढवावे. आणि कमी असली. तर त्या मानानं 
मरोळ. कमसी करावें; कारण जितकी पिर्क झालीं 
असतोल त्यांच्या हिशोबाने त्यांनीं ती विक्की करावी. 
१७ तुम्ही एकमेकांचा अन्याय इह नये: तर 





आपल्या देवाचं भय बाळगावे; कारण मी परमेश्वर 
तुमचा ढेव आहें. 

१८ ह्याकरिता तुम्ही माझे विथि मानावे आणि माझ्या 
नियमांकडे घ्यान देऊन ते पाळावे: असें केल्याने तुम्ही 
देशांत निर्भय वस्ती कराल; १९ भूमि आपला उपज 
दईल, व तुम्ही पोटभर खाल; व तींत निर्भय वस्ती कराल. 
२० तुम्ही कदाचित्‌ म्हणाल, आम्हीं सातव्या अर्धी 
काय खावे £ कारण त्या वर्षी आम्हांस पेरावयाचें नाहीं 
च सेतार्चे उत्पन्न जमा करावयाचे नाही, २१ तर मी 
सहाव्या वर्षी तुम्हांस अक्षी बरकत देईन कीं, जमीन 
तुम्हांस तीन वर्षांचे उत्पन्न देईल. २२ मग आठव्या 
वर्षी तुम्ही पेराल आणि जुना . सांठा खात राहाल: 
नवव्या वर्षांचे पीक हातीं येईपर्यंत त्या वर्षी तुम्ही 
जुना सांठा खात राहाल. 

२३ जमीन विकावयाची ती कायमची विकून टाकू 
नका: कारण जमीन माझी आहे व तुम्ही माझ्या आश्रयास 
परदेक्ीय व उपरी असे राहणार; २४ म्हणून तुमच्या 
वतनाच्या सगळ्या व्यवहारांत जमीन सोडवून घेण्यासंबधाने 
तुम्ही तरतुद करावी. २”. तुझा कोणी भाऊबंद कंगाल 
होऊन त्यानं आपल्या वतनाचा कांहीं भाग विकला तर 
त्माच्या जवळच्या आतप्ताने पुढं होऊन आपल्या भाऊबंदानें 
विकलेला विभाग सोडवून ध्यावा. २६ एकाद्या मनु- 
घ्याचा वतनभाग सोडवून घेणारा कोणी नसला, व 
आपला वतनभाग त्याला स्वतांला सोडवून घेतां येईल 
एवढी त्याची ऐपत वाढली, २७ तर त्याने ते. वतन 
विकून टाकिले असेल त्या वर्षांपासूत हिशोब करून 
बाकोच्या वर्षांचे उत्पन्न विकत घेणाऱ्यास द्यावें, 
आणि आपल्या वतनावर परत जावें; २८ पथ तें 
वतन परत मिळविष्यास त्यात ऐपत नसली तर 
आपली विकलेली जमीन विकत केणाऱ्याच्या ताब्यांत 
योबेल वर्षांपर्यंत राहूं द्यावी; योबेठ वर्षी ती सुदेल 
तेव्हां त्याने आपल्या वतनावर परत जावें 

२९. कोणी मनुष्यानं तटबंदीच्या नगरांत अशलेळे 

आपले घर विकिळे तर तें विकिल्यावर एक क्योण्या 
आंत पैसे देऊन त्याला ते सोडविता येईल: पैसे बेऊन 


१३६ 


लेवीय 


अ० २९५५२९-५२ 





सोडविण्याचा हक्क त्याला पुरें एक वर्ष राहील. ३० एका 
पुऱ्या वर्षाच्या आंत तें सोडविले नाहीं तर तटबंदीच्या 
नगरांत असलेलें ते धर विक्रत घेणाऱ्याचें होऊन 
पिढ्यानपिढ्या त्याच्या वंशांत कायमचं राहील; योबेल 
वर्षी तें सुटणार नाहीं; ३१ पण तटबंदी नसलेल्या 
खेब्यांतून जीं घरें असतील तो देझांतील शोतांसमान 
लेखावीं; तीं सोडवितां येतील आणि योबेल वर्षी त्यांची 
सुटका होडेल. ३२ लेव्यांच्या वतनी. नगरांत बांधिलेलीं 
घरें लेव्यांस पाहिजे तेव्हां सोडवितां येतील. ३३ एकाद्या 
लेव्याचें घर दुसऱ्या कोणीं सोडविलं तर त्याच्या वतनी 
नगरांमध्ये असलेल त्याचं तें विकिठेळें घर योबेल 
वर्षी सुटेल: कारण इस्नाएलांमध्ये लेव्यांचें. वतन म्हटलें 
म्हणजे त्यांच्या नगरांतील धररेंच होत. २३४ त्यांच्या 
नगरांच्या शिवारांची जमीन बिकावयाची नाहीं: तें त्यांचं 
निरंतरचं वतन होय. 

३५ तुझा कोणी भाऊबंद कंगाल झाला आणि 
त्याचा हात चालेना असें तुला दिसले तर तूं त्यास 
आधार द्यावा. परदेक्षीयाप्रमाणें अथवा उपर्‍याप्रमाणें 
तो तुझ्याजवळ राहील. ३६ त्याजपासून व्याज अथवा 
वर्ताळा घेऊं नको; आपल्या देवाचे भय धरून आपल्या- 
पाशी आपल्या भाऊवेंदांस राहूं दे. ३७ तू आपला 
पेसा त्याला व्याजाने देऊं नको, किंवा आपला दाणा- 
गोटा त्याला वाढीदिढीने देऊं नको. ३८ मी परमेश्वर 
तुमचा देव आहें: तुम्हांस कनान देश द्यावा व 
तुमचा देव व्हावें म्हणून मीं तुम्हांस मिसर देशांतून 
बाहेर आणिले. | 

३९ तुझा कोणी भाऊबंद तुझ्यासमोर कंगाल 
झाला व त्यानें स्वतांस तुला विकले . तर त्याजपासून 
दास्य करून घेऊं नकोः मजुराप्रमार्णे किंवा 
उपर्‍याप्रमार्णे तो तुझ्य़ाधाजीं राहावा: योबेल वर्षापर्यत 


ड० 


तो तुझी सेवाचाकरी करील: ४१ त्या वर्षी आपल्या 


मुलांबाळांसहित त्यानं तुझ्यापासून निघून आपल्या 
कुटुंबांत व आपल्या वाडवडिलांच्या वतनांत परत जावें. 
४२ कारण मिसर देशांतून ज्यांना मीं बाहेर काढिलं 
त माझे दास होत. दासांप्रमाणें त्यांची विक्रो 


करावयाची नाहीं. ४२ कठोरपणाने त्याजवर अधिकार 
चालवू नकोः आपल्या देवाचें भय धर. ४४ तुम्हांस 
दास व दासी ठेवावयाच्या असतील तर त्या तुम्ही 
अन्य राष्ट्रांतून घ्याव्या: दास व दासी हीं त्यांच्यांतूनच 
स्ररेदी करावीं. ४५ तुमच्यामध्ये येऊन राहिलेले जे 
उपरो लोक आणि त्यांच्या पोटी जीं घराणी तुमच्या: 
देशांत पैदा झालीं असतील त्यांपैकी दास व दासी 
तुम्हांस खरेदी करितां येतील, ती तुमची मालमत्ता होय. 
४६ तुम्हीं आपल्यामागे आपल्या पुत्रांस त्यांचा ताबा 
द्यावा, व तीं त्यांचा वतनभाग ठरतील; त्या लोकांपॅक्री 
तुम्हांस कायमचे दास करितां येतील, पण तुमच्या 
इस्राएल भाऊबंदांनी परस्परांवर आपला अधिकार 
कठोरतने चालवू नये. 

४७ तुझ्या गांवी असलेला कोणी परदेशीय अथबा 
उपरी धनवाने झाला असेल, व त्याच्याजवळ असलेला 
नुझा एकादा बंघु कंगाल होऊन त्यानं आपणास त्या 
परदेगीयास अथवा त्या उपरी मनुष्यास किंवा त्याच्या 
वंश्ञांतऱ्या. कोणास बिकले॑ असेल, ४८ तर 
त्याचा विक्रय झाल्यावर त्याला सोडवून घेतां येईल. 
त्याच्या भाऊबंदांपेकी कोणासहि त्याला. सोडविता 
येईल; ४९. आपला चुलता, आपला चुलतभाऊ अंथवा 
आपल्या कुळांपैकी कोणी जवळचा आप्त यास त्याला 
सोडवितां येईल अथवा तो स्वतःच वनवान्‌ झाला तर 
त्याला आपळी सुटका करून घेता येईल. ५० ज्यानं 
त्यास विकत घेतळं॑ असेल त्याजपाी त्यानें आपल्या 
विक्रीच्या वर्षापासून योबेल वर्षापर्यंत हिशोब करावा: 
वर्षांच्या संख्येप्रमाणें विक्कीचा दाम ठरवावा; मजुराच्या 
रोजाप्रमाणे दाम आकारण्यांत यावा. ५१. योबेल 
वर्षांस पुष्कळ वर्षे असलीं तर जितक्या रकमेस 
न्य़ाची विक्री झाली असेल तिच्यापेकीं आपल्या खंडाचा 
दाम त्या वर्षांच्या संख्येप्रमाणें त्याला परत द्यावा. 
५२ योब्रेलास थोडीं वर्षें असलीं तरी त्यार्ने आपल्या 
धन्याचा हिशेब करून आपल्या खंडाचा दाम तेवढ्याच 
वर्षांचा त्याला परत द्यावा. ५३ त्यानें आपल्या धन्या- 
बरोबर सालदाराप्रमार्णे राहावें; त्याच्या धन्यानें 


नउ 


अ० २५५५२३-५१६:२'५ 


ल््बीय 





तुझ्यासमोर त्याच्यावर कठोरतेर्न अधिकार चालबूं नये. | मी तुमचा देव होईेच, व तुम्ही माझो प्रजा व्हाल. 


५४ त्या प्रकारें त्याची सुटका म झाली तर योबेल वर्षी 
नो आपल्या मुलांबाळांसह सुट्न जावा. ५५ कारण 
इल्लाएहळ लोक माझेच दास आहेत; मिसर देशांतून 
काढिलेले हे माझे दास आहेत; मी परमेश्वर तुमचा 
दव आहें 
१ तुम्ही आपणांसाठीं मूर्ति करू नयेत; त्या- 
२८ प्रमाणेच कोरींच मूर्ति अथवा स्तंभ उभारू नयत 
अथवा आकृति कोरिलेला पाषाण पुजण्यासाठीं 
आपल्या देशांत स्थापन करू नये: मी परमेश्वर 
नुमचा. देव आहे. २ तुम्ही. माझे शब्बाथ पाळावे 
आणि माझ्या पवित्रस्थानाविषयीं पूज्यबुद्धि बाळगावी: 
मी परमेश्वंर आह. 

१ तुम्ही माझ्य़ा बिधींप्रमा्णे चालला आणि माझ्या 
आज्ञा पाळून त्यांप्रमार्णे वतला, ४ तर योग्य काळीं 
तुम्हांकरितां मी पर्जन्यब्रृष्टि करीन, जमीन , आपला ' उपज 
देइल व मळ्यांतील . त्रक्ष आपआपलीं - फळें देतील. 
* द्राक्षांच्या हंगामापर्यैत तुम्ही धान्याची मळणी करीत 
राहाल आणि पेरणीच्या वेळेपर्यंत द्राक्षांची खुडणी 
करीत राहाल: तुम्ही मनमुराद अन्न खाल व आपल्या 
देशांत निर्भय वस्ती कराल. ६ मी तुमच्या देशास 
ऑतता देईन, व तुम्ही निजाल तेव्हां तुम्हांस क्रोणा- 
पसून भय प्राप्त होणार नाहीं: मी दआांतून दुष्ट फशु 
नाहींतसे करीन, आणि तुमच्या देशांत तरवार 
चालणार नाहीं. ७ तुम्ही आपल्या आत्रस पळवून 
र्रवाल: ते तुमच्यापुढे तरवारीने पडतील. ८ तुमच्यांतले 
पांच असामी डोंभराला, अभर असामी दहा हजारांला 
पळवून लावितील आणि तुमचे उत्र तुमच्यापुढे 
तरवारीनं पडतील. ९ मी तुम्हांवर कृपादष्टि करून 
तुम्हांस फलटूप व बहुगुणित करीन व तुमच्या केळेला 


माझा. करार पूर्ण करीन. १० तुम्ही बहुत दिवस, |. 


सांठवून देविळेे थान्य ख्याल, व नवें थान्य आल्यावरहि 
जुनं त्राहूर काढाल. 33 मी तुमच्यामध्ये आपला 


नित्रास करीन: माझ्या जिवाला तुमचा कंटाळा वाटणार 


नाही: १२ तुमच्यावरोबर माझा समागम होईल: 


१३१८ 


१३ मी परमेश्वर तुमचा देव आहें; तुम्ही मिसर्‍यांचे 
दास राहू नये म्हणूनच मीं तुम्हांस मिसर देळांतून 
काढून आणिलें; मीं तुमची जोखडें मोडून तुम्हांस 
ताठ चालविले आहे. 

१४ यावर तुम्ही माझें ऐकलं नाहीं, ग्रा सव 
आज्ञा पाळल्या नाहींत, १५ माझ्या विधींचा अव्हेर 
केला, तुमच्या जिवाने माझे निर्वेध तुच्छ मानिले, 
आणि माझ्या सवे आहा अमान्य करून माझा 
करार मोडिला, १६ तर मी तुमचें काय करीन 
तें ऐका: मी तुम्हांस घाबरे करीन, क्षयरोग व 
ज्वर यांनीं तुम्हांस पीडीन; त्यामुळें तुमचे डोळे क्षीण 
होतील व तुमचा जीव झुरणीस लागेल; तुम्ही बियाणे 


.पेराल तें व्यर्थ जाईल, कारण त्याचे उत्पन्न तुमच शभु 


खाऊन टाकितील. १७ मी तुम्हांस विमुख होईन; तुमच्या 
झत्रूंपुढें तुमचा संहार होईल; तुमचे वैरी तुम्हांवर अधि- 
कार चालवितील व कोणी पाठीस लागला नसूनहि तुम्ही 
पळाल. १८- इतकें केल्यावरहि तुम्हीं माझें ऐकले नाहीं 
तर तुमच्या पापास्तत मी तुम्हांस सातपट शिक्षा 
करीन. १९ तुमच्या बलाचा गवे भम करीन व तुम्हांस 
आकाश लोखंडासारखे व. भूमि पितळेसारखी करीन; 
२० तुमच्या शक्तीचा व्यय व्यर्थ होईल, कारण 
तुमची भूमि कांहीं उपज द्यावयाची नाहीं व देशांतील 
वृक्ष फळें देणार नाहींत. 

२१ साझ्याविरुद्ध तुम्ही चालाल व माझें 
ऐकणार नाहीं तर तुमच्या पापांप्रमाणे तुम्हांवर सातपट 
अनर्थ आणीन. २२ मी तुम्हांवर वनपशु सोडीन, ते 
तुम्हांस अपत्यहीन करितील, तुमच्या गुरांढोरांचा 
सप्पा उडवितील, तुमची संख्या अल्प करितील आणि 
त्यामुळें तुमच रस्त ओस पडतील. ॥ 

२३ एवढ्या गोष्टी करूनहि तुम्ही सुथारून मजकडे 
वळलां नाहीं आणि माझ्याविरुद्ध चांललां तर २४ मीहि 
तुमच्या अगदीं विरुद्ध जाईन आणि मीच तुमच्या पापांस्तव 
तुम्हांला सातपट ताडण करीन... २'५ मी तुम्हांवर तरवार 
आणीन, ती करार मोडिल्याचा बदला घेईल; तुम्ही 


लेवीय 


अ० २९२५-९२ 





आपआपल्या नगरांत जमा व्हाल तेव्हां मी तुम्हावर 
मरी पाठवीन; मी तुम्हांस तुमच्या झत्रूच्या स्वाधीन 
करीन. २६ मी तुमच्या अन्नाचा आधार तोडीन तेव्हा | 
दहा लिया एकाच भट्टीत तुमची भाकर भाजितील 
: आणि ती तुम्हांस तोलून देतील; ती . खाऊन तुमची । 
नृप्ति व्हावयाची नाहीं: 

-. २७ एवढें सर्वे करूनहि माहे तुम्ही ऐकळें नाहीं 
ब॒ माझ्याविरूदु चालला तर २९८ मी संतापून 
तुम्हांविरुद्दु चालेन आणि तुमच्या पापांबद्दल मी 
तुम्हांस सातपट शिक्षा ' करीन. २९ आपले पुत्र व 
कन्या यांचे मांस खाण्याची तुम्हांस पाळी ब्रेडेल, 
३० तुमच्या पूजेची उच्चस्थानें मी उध्वस्त करीन, 
तुमच्या सूर्यमू्ते फोडून टाकीन आणि तुमच्या 
मूर्तींच्या मढ्यांवर तुमचीं मढीं. फेंकून देईन; माझ्या. 
जिवास तुमची किळस येईल. २१ मी तुमचीं नगरे 
उजाड करीन, तुमची पवित्र स्थळे ओसाड करीन, 
नुमच्या सुगंधी द्रव्यांचा सुवास मी घेणार नाहीं. ३२ मी 
देशाची नासाडी करीन: देशांत वसणारे तुमचे अत्र हें 
पाहून चकित होतील. ३२. परराष्ट्रांमध्ये मी तुमची 
पांगापांग करीन; मी तरवार उपसून तुमच्या पाठीस 
लागेन; तुमचा देश उभ्वस्त होईल आणि तुमची नगरें 
ओसाड होतील. 

_ ३४ जितके दिवस देश ओस पडून तुम्ही आपल्या 
इात्रृंच्या देशीं राहाल तितके दिवस देश शब्बाथ भोगीत 
राहील; तेव्हां देशास विसावा मिळून तो आपले शब्बाथ 
भोगीत राहील. ३५ देहा ओस पडेल तोंवर त्याला 
विश्राम मिळेल; तुम्ही त्यांत राहत. असतां तुमच्या 
शब्बाथांनीं मिळाला नाहीं असा विसावा त्यास मिळेल. 
३६ तुमच्यांतील जे शेप्र राहतील त्यांच्या मनाला शत्रूंच्या 
देशांत मी अशी दहशत घालीन कीं झाडाचे पान वाजले 
कीं ते पळून जातील; तरवार पाठीस लागली असतां 
जसा कोणी पळतो तसे ते पळतील; कोणी. पाठीस लागलें 
नसूनहि ते. पडतील. ३७ कोणी पाठीस लागले 
नसतांहि ते एकमेकांवर अडखळून पडतील; जशी 
काय तरवारच त्यांच्या पाठीस लागली आहे; तुमच्या 


> ---:::-:::.२:>>>>::२२२>२२-.-:३२२२>>>< 
७/ --ााटापपपटळळ ((: :::::-:::२>२>>::>२२२>>>>:>>२--प-:-दपीणणणपणशी णी पएॉएशएनशॅऑललॅशॅल0 


अन्रूंशी सामना करण्यास तुम्हांत त्राण उरणार. नाही. 
३८ तुम्ही राष्ट्रांराष्ट्रातून पांगून नाडा पावाल: तुमच्या 
शाव्रूंचा देशा तुम्हांस ग्रासून टाकील. ३९ तुमच्यांतले 
जे क्षेष राहतील ते आपल्या इात्रूंच्या.. देशी आपल्या 
अधमांमुळे क्षीण होतील, आणि ते आपल्या वाडवडिलांच्या 
अधर्मामुळें त्यांच्याचप्रमाणें क्षीण होतील. 

४० त्यांनीं मजशीं बेइमानी केली, हा त्यांचा व 
त्यांच्या वाडवडिलांचा अधर्म होय, असें त. कबूल 
करितील: त्याप्रमाणेच ते माझ्याविरूदध चालले ४3 या 
कारणामुळें मीहि त्यांच्याविश्दध होऊन त्यांस अत्रेंच्या 
देशांत आणिले आहे असें ते कबूल करितील: आणि 
त्यांचें बेसुनत ( संस्कारविरहित ) हृदय लीन होऊन ते 
आपल्या अधमोचा देड मान्य करितील तर ४२ जो करार 
मीं याकोबाशीं केला तो मी त्मरेन; त्याप्रमार्णेच इसहाक 
व अग्राहाम यांजशीं माझा झालेला करार मी. मरेन व 
तो देशहि मी स्मरेन. ५४३ देशांतून त्यांचा नायनाट 
होईल आणि जोपर्यत तो त्यांच्याविगहित ओस राहील 
तोंपर्यंत तो शब्बाथ भोगीत राहील; "त्यांनीं माझ्या 
निर्बथांचा अव्हेर केला व माझे विधि तुख्छ मानिले 
म्हणूनच त्यांच्या अधमोबद्दल केलेला देड ते मान्य 
करितील. ४४ इतर्के झरे तरी ते आपल्या श्नेच्या 
देशीं असतां त्यांचा समूळ नाश करावा व त्यांशीं केलेला 
करार अगदीं मोडून टाकावा, एवढा त्यांचा मी अव्हेर 
करणार नाहीं अथवा त्यांचा मी धिक्कार करणार नाहीं; 
कारण मी परमेश्वर त्यांचा देव आहे; ४'५ मी त्यांच्या- 
करितां त्यांच्या वाडवडिलांशीं केलेला करार स्मरेन, मी 
त्यांचा देव व्हावें म्हणून मीं सर्व राष्ट्रांदेखत त्यांस मिसर 
देशांतून बाहेर आणिलें: मी परमेश्वर आहें. 

४६ जे विधि, निर्बंध व नियम परमेश्वराने आपल्या 
व इस्राएल लोकांच्या मध्ये सीनाय प्रवंताजवळ 
मोशाच्या हस्ते. ठरविले ते हेच होत. 


१ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इस्राएल 
२७ लोकांस सांग:. कोणा मनुष्यानें अघटित नवस 
केला .तर त्या माणसांचे मोल तूं ठरपिज्लीर तें 


अं« १९९७ २.२७ 


परमेश्वराला मान्म होहेल. ३ तो वीस वर्षापासून साठ 
वषीच्या आंतला पुरुष असला तर पवित्रस्थानांतील 
चलनाप्रमाणें त्याचें मोल पन्नास शेकेल रुपें असावें. 
४ ती क्षी असली तर तिचें मोल तोस झेकेल असावें. 
८ सुलया पांच वर्षाहून मोठा व वीस वर्षांहून लहान 
असला तर त्याचें मोल वीस झेकेल व मुलीचें दहा 
शेकेल असावें: ३ आणि मुलगा एक महिन्याहून मोठा व 
पांच वर्षाहून लहान असला तर त्याचें मोल पांच शेकेल 
व मुलगी असली तर तींन शेकेल असार्वे; ७ पुरुष साठ 
वर्षाहून अधिक वयाचा असला तर त्याचें मोल पंधरा 
शेकेल व खरी असल्यास दहा शेकेल असावें; ८ पण 
कोणी इतका कंगाल असला कीं तूं ठरविलेले दाम 
त्यास देता. आळे. नाहींत तर त्यानें याजकापुढें 
उभें. राहावे. आणि याजकाने. त्याचे दाम ठरवावे. 
नवस करणाऱ्याची शक्ति असेल त्याप्रमाणें याजकाने 
मोल ठरवावे. 
: ९ लोक परमेश्रराला जे पशु अर्पण करीत असतात 
एकाद्या पद्दचा नवस केला तर परमे 
अरोस अपोवयाचा तो पशु पवित्र समजावा 
१० त्यानें तो बिलकूल बदळं नये, म्हणजे वाइटाबद्दल 
बरा किंवा बर्‍्यांबद्दल वाईट असा बदल त्यानें करं 


११ लोक परमेश्वराला अर्पांत नाहींत असल्या अशुद्ध 
'प्श्चपैकी तो असला तर तो याजकापुढें उभा करावा; 
१९ त्या पचे गुणावगुण पाहून त्याचें मोठ याजकाने 
ठरवावे; तूं ठरविश्लील तितर्के त्याचें मोल समजावें. 
१३ नवस करणारा कांहीं मोल देऊन तो सोडवील 
तर याजकाने ठरविलेल्या मोलांत आणखी एक 
. पंचमांश भर घालून तें त्यानें द्यावें. 

१४ कोणीं आपले घर पवित्र करून परमेश्वराला 


खेबीय 


मोलांत एक पंचमांश भर घालून त्याने तें दावे 
मदगजे घर त्याचे होईल. ' 

१६ आपल्या वतनाच्या जमिनीचा कांहीं भाग जर 
कोणी पवित्र करून परमेश्वराला वाहील, तर त्यात 
बियार्णे पडेल त्या मानानें तं त्याव्वे मोल ठरवार्वे; एक 
होमरभर जवांची पेरणी त्यांत होत असली तेर त्या 
शेताचे मोळ प्रश्नास शेकेल ठरवावे. १७ योबेल वर्षी 
तें पवित्र ठेवण्यांत आले तरोहि तू ठरविशील 
त्याप्रमार्णे त्याचं मोल व्हार्वे, १८ योबेल झाल्याबंर 
जर कोणी आपलें शेत पवित्र करूं पाहील तर दुसऱ्या 
योबेलळ वर्षाला जितकी वर्षे असतील त्या मानाने 
याजकानं त्याचे तेवढे पैसे ठरवावे; तुझ्या अंदाजांतून 
तेवढे पेसे कमी करावे. १९ शोत. पवित्र करून 
ठेंवणारा आपले शेत. सोडवू. पाहील तर तु 


ठरविलेल्या मोलांत आणखी एक पंचमांश भर घालून 


त्यानें तें द्यावें म्हणजे शेत त्याचें ठरेल. २० त्याने ते. 
शेत सोडविले नाहीं किंवा दुसर्‍या कोणास विकिलें 
असेल तर मग तें यापुढें सोडवून घेतां यावयाचे नाहीं: 
२१ तर योबेल वर्षी ते शेत सुटेल तेव्हा पूर्णपणे 
समर्थित केलेल्या दोताप्रमाणें परमेश्वराप्रीत्यर्थ ते पवित्र 
ठरेल अर्थात्‌ ते याजकाचें वतन होईल. २२ दुसर्‍या- 
कडून खरेदी केलेलें व स्वतांच्या वतनांतलें नसलेले 


. | असें शोत कोणी परमेश्वराप्रीत्यर्थ पवित्र करू इच्छील 


२३ तर याजक योबेल वर्षापर्यंत त्याचा हिशोब करील 
आणि जितर्के मोल तूं ठरविज्ील तितर्के परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
पवित्र समजून त्याच दिवशीं त्याने देऊन टाकावे. 
२४ ज्याच्यापासून ते आरंभी खरेदी केलें असेल, 
म्हणजे ज्याच्या वतनापैकीं ते. असेल त्याच्या तान्यांत 


ते योबेल वर्षी पुन: जावे. २५ ज्याचें मोल दू 


ढरबिक्षील ते पवित्रस्यानांतल्या चलनाप्रमार्णे अरवावें 


आहे; त्यास कोणीं पवित्र करून वाहूं नवे; तो गरांडोरां- 
वैकी असो किंबा शेरडांमेंदरांपैकी असो, तो परभेश्राचाच 
आहे. २७ लो वत्स अशुद कशा असल्य तर त्वानें 


4४० 








तुझ्या ठरावाप्रमाणें जें मोल होईल त्यांत एक पंचमांझा 
भर घालून पाहिजे तर तो सोडवावा; पण तो सोडवीत 
नसला तर तूं ठरविलेल्या किंमतीस. तो विकून टाकावा... 


५८ नथापि कोणीं आपल्या सवेस्वागेकीं जें कांहीं 


परमेश्वराला वाहिले असेल, मग तो मनुष्य असो, 
पक्क असो किंबा त्याच्या बतनांतील शेत असो, तें 
विकू नये किंवा सोडवू नये; जें कांहीं वाहिले. असेल 
तें परभेश्वराप्रीत्य्थ परमपवित्र समजावें. २९ एकाद्या 
मनुष्यास वाहिळें असलें तर त्याला सोडवून घेतां येणार 
नाही: त्याचा वघच केला पाहिजे. ी 
भुमीच्या उत्पन्नाचा दडमांदा परमेश्वराचा 
आहे. मग. तं जमिनीचे धान्य असो अथवा झाडांची 


२५५ 


अ० ५७२५-ग. १५१३ 


फळें असोत; तें परमेश्वराप्रीत्यथ॑ पवित्र होय. 
३१- आपल्या दिलेल्या. दामांशापैकीं कांही. त्यास दाम 
देऊन सोडविण्याची इच्छा असल्यास त्यांत त्यानें एक 
पेचमांशाची भर धाळून तें सोडवावे. ३२ गुरेढोरे 
अथवा शोेरडेंमेंढरें यांपैकी ज्यांची गणना काठीखालून 
चालवून होते अशा प्रत्येक दहांपैकी एकएक पशु परमे- 
श्वराप्रीत्यर्थ पवित्र असावा. २३ कोणीं त्याचे गुणाव- 
गुण पाहूं नयेत किंवा त्यास बदल नये; कोणीं त्यास 


। बदलिलेंच तर तो व त्याचा बदला हे दोन्ही पवित्र 


समजावे; खंड देऊन ते सोडवितां यावयाचे नाहींत. 
३४ ज्या आज्ञा परमेश्वरानं इद्लाएल लोकांसाठी 
सीनाय पवेतापाशीं मोशाला दिल्या त्या ह्याच होत. 


गणना 


-*७०&><88- 


3 हूखाएल लोकर मिसर देशांतून निघाल्यावर 

6 दुसर्‍या वर्षांच्या दुसऱ्या महिन्याच्या प्रतिपदेस 
परमेश्वराने सीनायच्या रानांत दर्शनमंडपांत 
मोशाला सांगितलं ते असे: २ इख्खाणल लोकांच्या 
सगळ्या मंडळीची गणती कर: त्यांची कुळें आणि 
त्यांतल्या वडिलांची धराणीं यांस अनुसरून प्रत्येक पुरूष 
नांवाप्रमार्णे मोजून त्यांची शिरगणती कर: २ जितके 
इस्राएल वीस वर्षांचे किंबा त्यांठून अधिक वयाचे 
युद्धास लायक असतील त्या सर्वाची त्यांच्या दळाप्रमाणें 
तूं. आणि अहरोन सिच्ट्न गणती करा. ४ प्रत्येक 
वंशञांतूला एकएक पुरूप म्हणजे जो आपल्या पूवजांच्या 
घराण्यांतला प्रमुख असेल त्यास आपल्याबरोबर घ्या. 
५ तुमच्याबरोबर जे असावयाचे त्यांचीं नांवें हीं: 
रऊबेन वेंडांतला  ठढेयुरांचा पुत्र अटलीसूर; 
६ शिमोनाच्या वशांतला सुरीशादेचा पुत्र शद्मीयेल; 


10 


७. यहूदा वंशांतला . आम्मीनादाबाचा पुत्र नहशोन; 
८  इस्साखार वंद्यांतला सुवाराचा पुत्र नथनेल; 
९ जबुळून वंश्ांतला हेलोनाचा पुत्र अलीयाब; 
१० योसेफपुत्रांच्या वंशांत. म्हणजे एफ़ाइमाच्या 
वेशांतला आम्मीहूदाचा पुत्र अलीझामा, आणि मन- 
इशाच्या वंद्यांतला पदाहसुराचा . पुत्र गमलीयेल; 
११ बन्ग्रामीन वेशांतला गिदोनीचा पुत्र अबीदान; 
१२ दान वंश्यांतला आम्मीशाद्देचा पुत्र अहीएजर; 
१५ आहेर वंशांतला आक्रानाचा पुत्र. पागीयेल; 
३४ गाद वेंश्ांतला दगुवेलाचा पुत्र एल्यासाप; 
३'५ नफताली वंशातला एनानाचा पुत्र अहीरा: 
१६ मंडळींतून जे पुरूष निवडिले ते हे; ते आपआपल्या 
पूवजांच्या वंद्यांचे सरदार असून हजारहजार 
इस्राएलांच्या पथकांचे प्रमुख होते. १७ ज्यांचीं नांवें 
वर नमूद केलीं त्यांस मोशे व अहरोन यांनीं बरोबर 


१डचे 


अर १५१३-३८ 


. १८ दुसर्‍या महिन्याच्या प्रतिपदेस सवे मंडळी 
जमविली; तेव्हां इस्राएल लोकांनीं आपआपले कुळ व 
आपापल्या पूर्वजांचे घराणे यांस अनुसरून बीस 
वर्षांचे व त्याहून अधिक वयाचे जे होते त्यांची 
शिरगणती करून आपल्या नांवांच्या अनुक्रमें आपली 
वंशावळ सांगितली. १९९ परमेश्वराने मोशाला आज्ञा 
दिली होती. त्याप्रमाणे त्याने सीनाय रानांत त्यांची 
गणता केली. न 
२० इस्लाएलाचा ज्येष्ट पुत्र जो रऊबेन त्याच्या 
वंशाचे टीक म्हणजे त्यांचीं कुळें व त्यांच्या वडिलांची 
घराणीं यांस अनुसरून जितके पुरुष वीस वर्षाचे व 
त्याहून अधिक वयाचे असून युद्ध करण्यास लायक 
होते. त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या नांवांच्या अनुक्रमाने 
त्यानं केटा: ९१ रऊबेन वंशांतील लोकांची जी मोजदाद 
केली ता डाचाळीस हजार पांचशं भरी. 
२२ शिमोनाच्या वंशांतील लोक म्हणजे ,त्यांचीं 
कुळें व त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून 
जितके पुरुष वीस वर्षांचे व त्यांहून अधिक वयाचे 





असून युद्ध करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद 


त्यांच्या नांवांच्या अनुक्रमाने करण्यांत आली: २९३ 
शिमोन वंशांतल्या लोकांची मोजदाद केली ती एकुणसाठ 
हजार तीनशीं भरली. 

२४ गाद. वंशांतील लोक म्हणजे त्यांचीं कुळें व 
त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितक 
पुरष वीस वर्षांचे व त्याहून अधिक वयाचे असून 
युद्ध करण्यास रायक होतं त्या सवाची नोंद त्यांच्या 
नांबांच्या अनुक्रमाने करण्यांत आली; २५ गाद वंशांतील 
लोकांची मोजदाद केली ती पंचेचाळीस हजार सहाशे 
पन्नास भरली. 

२६ यहूदा वंशांतील लोक म्हणजे त्यांची कुळें 
ब त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितके 
पुरुष वोस वर्षाचे व त्याहून अधिक वयाचे असून 
युद्ध करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांवाच्या. अनुक्रमाने केली; २७ यहूदा वंशांतील लोकांची 
मोजदाद केली ती चौर्‍्याहत्तर हजार सहाझें भरली. 











२८ इस्साखार वंद्यांतील लोक म्हणजे त्यांची कुळें 
ब॒ त्यांच्या वडिलांची धराणीं यांस अनुसरून जितके 
पुरुष वीस वर्षाचे व त्याहून अधिक बयाचे असून 
युद्ध करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांबांच्या अनुक्रमाने केली; २९ इस्साखार वंशांतील 
लोकांची मोजदाद केली ती चोपश्न हजार चारशे भरली. 

३० जबुलून वंशांतील लोक म्हणजे त्यांची कुळें व 
त्यांच्या वडिलांची धराणीं यांस अनुसरून जितके 
पुरुष वीस वर्षाचे व त्याहून अधिक वयाचे असून युद्ध 
करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या नांवांच्या 
अनुक्रमाने केली: २१ जबुळून वंशांतील लोकांची 
मोजदाद केली ती सत्तावन्न हजार चारशे भरली. 

३२ योसेफाच्या पुत्रांपैकी एफ़ाइमाच्या वंशांतील 
लोक म्हणजे त्यांचीं कुळें व त्यांच्या वडिलांचीं धराणीं 
यांस अनुसरून जितके पुरुष वीस वर्षांचे ब त्यांहून 
अधिक वयाचे असून युद्ध करण्यास लायक होते त्या 
सर्वांची नोंद त्यांच्या नांवांच्या अनुक्रमाने केली: 
३५ एफ़ाइमाच्या वंशांतील लोकांची मोजदाद केली 
ती चाळीस हजार पांचशे भरली. 

३४ भनरशाच्या वंशांतील लोक म्हणजे त्यांची कुळें 
ब त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितके 
पुरुष वीस वर्षांचे व त्यांहून अधिक वयाचे असून युद्ध 
करण्यास लायक होते. त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांवांच्या अनुक्रमानं केली; २३५ मनह्शाच्या वंशांतील 
लोकांची मोजदाद केली ती बत्तीस हजार दोनशे भरली. 

३६ बन्यामीन वंद्यांतील लोक म्हणजे त्यांचीं कुळें 
व त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितके 
पुरुष वीस वर्षांचे व त्यांहून अधिक वयाचे असून युद्ध 
करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांवांच्या अनुक्रमाने केली: ३२७ बन्यामीन वेशांतील 
लोकांची भोजदाद केली ' ती पस्तीस हजार 
चारशे भरली. र 

३८ दान वंशांतीळ लोक म्हणजे त्यांची कुळें व 
त्यांच्या वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितके 


' पुरुष वीस वर्षांचे व त्यांहून अधिक वयाचे असून युद्ध 


4४२ 


गथना 


अन १४३८-२४% 





करण्यास लायक होते त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांवांच्या. अनुक्रमानं केली: .२९. दान वंशांतील लोकांची 
मोजदाद केली ती बासष्ट हजार सातशे भरली. 

- “३४० आहेर वेज्ञांतील लोक म्हणजे त्यांची कुळें व 
त्यांच्या. वडिलांची घराणीं यांस अनुसरून जितके पुरुष 
वीस वर्षांचे व त्यांहून अधिक क्याचे असून युद्ध 
करण्यास लायक होते त्या स्वरांची नोंद त्यांच्या 
नांवांच्या अनुक्रमाने केली: ४१: आझेर वंशांतील 
लोकांची मोजदाद केलो. ती एकेचाळीस हजार 
पांच भरली. 

इ० नफताली वंशांतील लोक म्हणजे त्यांचीं कुळें 
व त्यांच्या वडिलांचा घराणीं ग्रांस अनुसरून जितके 
पुरुष भोस वर्षांचे व त्यांहन अधिक वयाचे' असून 
युद्ध करण्यास दायक होत त्या सर्वांची नोंद त्यांच्या 
नांबांच्या अनुक्रमाने केळी: ४१ नफताली वंद्यांतील 
लोकांची मोजदाद केळी ती त्रेपन्न हजार चारडो भरली. 

४४ मोशे आणि अहरोन आणि इस्राएलाचे बारा 
सरदार , जे. आपआपल्या वडिलांच्या घराण्याचे प्रमुख 
होत. त्यांनीं गणती केली ती इतकी भरली, ४५ या 
प्रकारें इस्राएल लोकांपकीं त्यांच्या वडिलांच्या घराण्यां- 
प्रमाणे दीस वर्षांचा व त्यांहून अधिक वयाचे युद्धास 
ळायक होत त्या सर्वांची नोंद झाली, ४६ ती एकंदर 
सहा वक्ष तीन हजार पांचशे पत्नास भरली. 

४७ लेव्यांची इतरांबरोबर त्यांच्या . वडिलांच्या 
वेझांप्रमा्ण नोंद करण्यांत आली नाहीं. . ४८ कारण 
परमेश्वराने मोणाला सांगितलं होतें कीं ४९ इस्राएल 
ळोकांपैकीं फक्त लेवी वंद्याची गणती करूं नये; इस्राएल 
ळोकांच्या गणतींत. त्यांचा समावेश करूं नये; ५० तर 
आन्ञापटाच्या निवासमंडपावर, त्यांतील सर्वे सामानावर 
व. त्यासंब्रेथानं जें कांही. असेल त्यावर लेव्यांस अधिक्रारी 
नमूल. रेव: निवासमंडप आणि त्यांतले सर्वे सामान हे 
त्यांनीं वाहून न्यावे, :: त्यांतच त्यांनीं सेवा करावी 
व आपले डेरे निवासमंडपासभोवार  द्यात्रे. 
५१ निवासमंडप पुढें न्यावयाचा असेल तव्हां 
'लेब्यांनींच तो मोडावा: आणि तो उभा करावयाचा 


असेल तेव्हां लेव्यांनींच तो उभा. करावा; 'कोणी 
परका जवळ आला - तर त्यास जिर्वे मारावे. 
५२ इल्लाएल लोकांनीं, आपआपले डेरे आपआपल्या 
दळानुसार आपआपल्या छावणींत आपल्या निशाणा- 
पाशी ठोकावे; “३ पण लेब्यांनीं आपले डेरे आश्ञा- 
पटाच्या निवासमंडपासभोवतीं ठोकावे म्हणजे इस्राएल 
लोकांच्या मंडळीवर कोप व्हावयाचा नाही, आणि 
लेव्यांनी आज्ञापटाच्या निवासमंडपाचे रक्षण करावें. 
५४ इल्लाएल लोकांनीं याप्रमाणें कें; परमेश्वरानं 
मोशाला आज्ञा केल्याप्रमाणें त्यांनीं सर्व कांहीं केलें. 

१ परमेश्ररानं मोशे व अहरोन यांस सांगितलं: 

२ दर्शनमंडपाजवळ सभोवार आपआपल्या निशाणा- 

जवळ व आपआपल्या पूर्वजांच्या घराण्याच्या 
ध्वजेजवळ इस्राएल लोकांनी आपले डेरे द्यावे. 
४ पूर्वेतने उगवतीकडे ज्यांच्या दळांप्रमाणें डेरे 
द्यावयाच ते यहूदाच्या छावणींतील निशाणाचे लोक. 
असावे: त्यांचा .सरदार आम्मीनादाबाचा पुत्र नहशोंन 
हा असावा. इ त्यांच्या दळाची मोजदाद केली ती 
चौर्‍्याहत्तर हजार सहाशे होती. ' त्यांच्या शेजारीं 
ज्यांनीं डेरे द्यावयाचे ते इस्साखार वंश्यांतळे असावे: 
इस्सासत्रार वंशाचा. सरदार सुवाराचा पुत्र नथनेल हा 
असावा: ६ त्यांच्या दळांची मोजदाद केली ती चौपन्न 
हजार चारशे होती; ७ त्यांच्यापुढे जबुळून वंद्यांतील 
लोकांनीं राहावे: जबुळून वंशाचा सरदार हेलोनाचा 
पुत्र अलियाब हा असावा; ८ त्यांच्या दळाची मोजदाद 
केटी ती सलावत्न हजार चारशे होती. ९ या प्रकारें 
यहूदा वंशाच्या छावणींत त्यांच्या त्यांच्या दळांप्रमार्णे 
त्यांची मोजदाद केली, तीप्रमाणें ते एक लक्ष 
शायशीं हजार चारशे होते. कूच करतांना यांनींच 
अम्रभागीं चालावें. 

१० दक्षिण बाजूस रऊबेन वंशाच्या छावणीचे 
निशाण लावावे; या वंशांतील लोकांनीं आपआपल्या 
दळांप्रमाणें राहावें; रऊबेन वंशाचा सरदार शदेउराचा 
पुत्र अलीसूर हा असावा. ११ त्यांच्या दळाची मोजदाद 
केली ती शेचाळीस हजार पांचशे होती. १२ त्यांच्या- 


१४३ 


अ« २५१२९-देः९ गणना 


झेजारी शिमोनाच्या वंशजांचे डेरे द्यावे, आणि | केली ती बासष्ट हजार सातरों होती. २७ त्याच्या 
शिमोन वंशाचा सरदार सुरीशादैचा पुन्न शळमीयेल | शेजारी आझोरच्या वेशजांनीं डेरे द्यावे, आणि आश्ञेर 





हा असावा; 
ती एकुणसाठ हजार तीनशे होती. १४ त्यांच्या 
शेजारीं गाद वंशाच्या लोकांनीं राहावे, आणि 
गाद वंशाचा सरदार रयुवेलाचा पुत्र एल्यासाप 
हा असावा; १५ त्यांच्या दळांची मोजदाद केली ती 
पंचेचाळीस हल्नार सहार्झे पन्नास होती. १६ या प्रकारें 
रऊबेन वंशाच्या छावणींत त्यांच्यात्यांच्या दळांप्रमाणें 
त्यांची. मोजदाद केली ती एक लक्ष एकावन्न हजार 
चारझें . प्रन्नास होती. कूच करतांना त्यांची रांग 
दुसरी असावी. 

१७. कूच करितांना त्यांच्यामागे आणि सर्व 
छावण्यांच्या मध्यभागीं लेव्यांची छावणी आणि दर्शन- 
मंडप असावा; ज्या क्रमानं ते डेरे देतोल त्याच क्रमानें 
त्यांनी आपआपल्या जागी आपआपल्या निशाणांजवळ 
राहून कूच करावे. 

१८ पश्चिम बाजूस 'एफ्राइमाच्या छावणीचे निशाण 
लावावे आणि आम्मीहुदाचा पुत्र अलीशामा हा 
एफ़ाइमाच्या वेशाचा सरदार असावा. १९ त्याच्या 
दळाची मोजदाद केली ती चाळीस हजार पांचशे होती. 
२० त्याच्या शेजारीं मनऱ्शाच्या वंशजांनी डेरे द्यावे 
आणि मनझशाच्या वेशाचा सरदार पदासुराचा पुत्र गम- 
लीयेल हा असावा; २१. त्यांच्या दळाची मोजदाद केली 
ती बत्तीस हजार दोनशें होती; २२ त्याच्या ज्ञेजारीं 
बन्यामीन वंदांतेल्या लोकांनीं. राहावे, व बन्यामीन 
वंशाचा सरदार गिदोनीचा पुत्र अबीदान हा असावा; 
२३ त्यांच्या दळाची मोजदाद केली ती पस्तीस हजार 
चारशे होती. २४ या प्रकारें एफ्नाईैम वंद्याच्या छावणीत 
त्यांच्या त्यांच्या दळांप्रमार्णे त्यांची मीजदाद केली ती 
एक लक्ष आठ हजार शंभर भरली. कूच करितांना 
त्यांची रांग तिसरी असावी. 

२५ उत्तर बाजूस दान वंशाच्या छावणीचें निशाण 
लावावे आणि आम्मीशादेचा पुत्र अहीयेजर हा दान 
चंशाचा सरदार असावा. २६ त्याच्या दळाची मोजदाद 


१३१ त्यांच्या दळाची मोजदाद केली | वंशाचा सरदार आक्रानाचा पुत्र पागीयेल हा असावा. 


२८ त्यांच्या दळाची मोजदाद केली ती एकेचाळीस 
हजार पांचशे होती; २९ त्यांच्या शेजारीं नफताली 
वंशांतल्या लोकांनीं राहावे आणि नफताली वैशाचा 
सरदार एनानाचा पुत्र अहीरा हा असावा; २० त्यांच्या 
दळाची मोजदाद केली ती त्रेपन्न हजार चारशे होती; 
३१ या प्रकारें दान वंशाच्या छावणींत त्यांच्या त्यांच्या 
दळांप्रमाणें त्यांची मोजदाद केली ती. एक लक्ष 
ससावन्न हजार सहार होती. यांनीं आपलीं निशाणे 
घेऊन सर्वाच्या पिछाडीस चालावें. र 

३२ इस्राएल वंशांतल्या ज्या लोकांची त्यांच्या 
त्यांच्या घराण्यांप्रमाणें मोजदाद झाली ती ही: त्यांच्या 
छावण्यांतील न्यांच्या त्यांच्या दळांप्रमाणें ज्या सर्वाची 
मोजदाद करण्यांत आली त्यांची संख्या एकंदर सहा 
लक्ष तीन हजार पांचशे पनास होती; २३ पण परमे. 
श्रराने मोशाला आज्ञा दिली होती तीप्रमाणें लेवी वंशाची 
इस्ाएल लोकांबरोबर गणती केली नाहीं. ३४ त्याप्रमाणें 
इस्राएह लोकांनीं केरल: परमेश्वराने मोशाला आज्ञा 
केल्याप्रमाणे इस्राएल लोक आपआपली कुळें व आप- 
आपल्या वडिलांची घराणीं यांच्या अनुक्रमाने आप- 
आपल्या निशाणापाशीं डेरे देनं आणि कूच करीत. 

१ परमेश्वर सीनाय पर्वताजवळ मोशाशीं बोलला 

- ३ त्या काळची अहरोन व मोझे यांची वंशावळ ही: 

२ अहरोनाच्या पुत्रांची नांवें येणेंप्रमाणें : ज्येष्ट पुत्र 
नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार. ३ अहरोनाचे 
पुत्र अभिषिक्त याजक होते व सयाजकाच्या नात्यानें 
सेवा करण्यासाठी त्याने त्यांस दीक्षा दिली होतो: त्यांची 
नांवे हींच होत. ४ नादाब व - अबीहू यांनीं सीनाय 
रानांत परमेश्वरासमोर अज्ञास्रोक्त आभ्रि आर्पिल्यांवरून 
ते परमेश्वरासमोर मृत्यु पावले; त्यांस कांहीं संतति 
नव्हती, म्हणून एलाजार व इथामार हे आपला बाप 
अहरोन याजबरोबर य़ाजकपण करीत असत. 

५ परमेश्वरानं मोशाला सांगितलें. $ लेवी वंशांतील 


क्ड्ढ 


अभना 


छोकांस. समीप आणून . अहरोन याजकासमोर उमे कर; 
त्यांनी त्याजबरोबर सेवा करावी. ७ अहरोन व सवे 
मंडळी (यांस जें कांहीं काम निवासमंडपाच्या सेवे- 
संबंधाने सोपितील तें त्यांनीं दर्शनमंडपासमोर करावें. 
८ दर्शनमंडपांतीठ सवे सामानाचे आणि निवास- 
मंडपाच्या सेवेसंबंधाने जें कांहीं इल्लाएल लोक त्यांच्या 
ह्वाधीन करितील त्यांचें त्यांनीं रक्षण करावें. ९ तूं लेवी 
वेशांतील लोकांस अहरोन व त्याचे पुत्र यांच्या हवाली 
कर; इस्ाएल लोक्रांच्या तर्फे ते अहरोनास पूर्णपर्णे 
समपेण केळे आहेत. १० अहरोन व त्याचे पुत्र यांची 
नेमणूक कर म्हणजे ते आपलें याजकपण संभाळतील: 
क्रोगी परका मनुष्य त्यांच्याजवळ आला तर त्यास 
जिवे मारावे 

११ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें कीं १२ पाहा, 
हुल्याएलाच्या पोटीं प्रथम जन्मलेल्यांच्या ऐवजीं मीं 


इस्लाएल लोकांतून लेवी वंशास घेतलें आहे; हे लेवी | हींच. 


यंश्ांतील लोक माझे होत; १३ सवे प्रथम जन्मलेले 
माझे, कारण ज्या दिवशीं मिसर देशांतील सर्वे प्रथम 
जन्मलेले मी मारून टाकिले त्याच दिवशीं इस्ाएल 
लोकांतील मनुष्य अगर पद्चु यांचे सरे प्रथम जन्मलेले 
मी आपणासाठी पवित्र ठरविले, त्या अर्थी ते मक्षेच 
ोत; मी परमेश्वर आहें. 

१४ परमेश्वराने सीलाय रानांत मोशाला सांगितलें कीं 
१५ लेवी वंद्यांतले जितके पुरुष एका महिन्याचे अथवा 
स्याहून अधिक वयाप्वे असतील त्यांचीं त्यांचीं पितू- 
कुळें व त्यांची - घराथो. यांस अनुसरून गणती कर. 
१६ परमेश्वराने मोझाला ही अक्षी आज्ञा केली तीप्रमार्णे 
त्यानें त्यांची गणती केली. १७ लेवीच्या पुत्रांची नांवें 
हीं: गेषीन, कहाथ व मरारी. १८ गेर्षोनाच्या पुत्रांची 
नांवे त्यांच्या कुखंग्रमाणें हीं: लिब्नी व शिमी. 
१९ कहाथाच्या कुळांप्रमाणें त्याचे पुत्र: अश्राम, 
इसद्वार, हेबओोन व उजीयेल. २० मरारीच्या कुळां- 
प्रमाणे त्याचे पुत्र: माहली व मुशी. लेव्यांचीं त्यांच्या 
ितूकुलांप्रमारणे हीं घराणीं होत. | 

२१ गेषांनापासून लिब्नी व. दिभी हीं कुळें चालू 

१० 


अ० ४१५६-२६ 


झालीं; गेर्षोन वंशाची कुळें. दी. २२ त्वांच्यापैकी 
जितके पुरुष एक महिन्याचे ब त्याहून अधिक वयाचे 
होते त्या सर्वांची संख्या सात हजार पांचशे भरली. 
२३ गेर्षांन कुळांतल्या लोकांनीं निवासमंडपाच्या मागे 
पश्चिमिस आपले डेरे द्यावे. २४ गेषीन वंशाच्या 
पितूकुलाचा सरदार लायेलाचा पुत्र एल्यासाप हा 
असावा. २५ दडीनमंडपांतील ज्या वस्तु गेषीन 
कुळांतल्या मनुष्याच्या हवालीं केल्या जाव्या त्या ह्या: 
निवासमंडप, तंबू , त्यावरील आच्छादन व दर्शीन- 
मंडपाच्या दाराचा पडदा, २६ निवासमंडप आणि 
वेदी. यांच्या सभोवार असलेल्या अंगणाचे पडदे, 
अंगणाच्या दाराचा पडदा आणि त्यांतील सवे सामानास 
लागणाऱ्या दोऱ्या. 
२७ कहाथापासून अम्राम, इसहार, हेग्रोन व 
| उजीएल हीं कुळें चाढ झालीं; कहाथ वंद्याचीं कुळें 
२८ त्यांच्यापैकी जे पुरुष एक महिन्याचे व 
त्याहून अधिक वयाचे होते ते. आठ हजार सहाशे 
भरले;  पवित्रस्थानाचें रक्षण करावयाचें काम 
त्यांच्याकडे असे. २९ कहाथी कुळाच्या . लोकांनीं 
आपले डेरे निवासमंडपाच्या दक्षिण दिशेस द्याने. 
३० कहाथी वंशाच्या पितुकुलांचा सरदार उजीयेलाचा 
पुत्र अलीसापान हा असावा. ३१ कोश, मेज, 
दीपत्रक्ष, वेदी आणि पवित्रस्थानांत सेवेसाठी असलेलीं 
पात्रें व पडदा हीं त्यांच्या स्वाधीन करावीं व 
त्यांच्या निगेचें काम त्यांकडे सोपावें. ३२ लेव्यांच्या 
सरदारांचा सरदार अहरोनाचा पुत्र एलाजार हा 
असावा; पवित्रत्थानाच्या वस्वूर्चे रक्षण करण्याचें काम 
ज्यांकडे सोपलें आहे त्यांजवर त्याची देखरेख असावी. 
३३ मरारीपासून माहली व मूशी हीं कुळें चाळ 
झालीं; मरारीचीं कुळें हीं. ३४ त्यांच्यांतठे जे पुरुष 
एंक महिन्याचे व त्याहून अधिक वयाचे होते ते सहा 
हजार दोनशें भरले. ३५ मरारी वंशाच्या पितृ- 
कुलाचा. सरदार अबीहाडेलाचा पुत्र सूरीएल हा 
असावा; या कुळांतल्या : लोकांनीं निवासरमंडपाच्या 
उत्तरेस. आपले डेरे द्यावे. ३६ त्यांच्या स्वाधीन ज्या 





१४५ 


अ० १५३६ -४ः ११ 


गणना 





करावयाच्या त्या ह्या: निवासमंडपाच्या फळ्या व 
त्यांचे अडसर, खांब, खुरच्या व त्यांचें सवे उपकरण- 
साहित्य हीं त्यांच्या स्वाधीन करावीं व त्यांच्या निगेचें 
काम त्यांकडे सोपावें; ३७ आणखी सभोवतालच्या 
अंगणाचे खांब आणि त्यांच्या खुरच्या, खुंठ्या आणि 
दोऱ्या हीं त्यांच्या स्वाधीन करावीं. २३८ निवास- 
मंडपाच्या समोर म्हणजे  उगवतीस जे डेरे 
द्यावयाचे ते मोहे आणि अहरोन व त्यांचे पुत्र यांचे 
असावे; . पवित्रस्थानाचें रक्षण करण्याचें जें काम 
इस्राएल लोकांकडे सोपलें होतें तें त्यांनीं करावें; परका 
कोणीं समीप आला तर त्याला मारून टाकावे. 
३९ परमेश्वराच्या आक्ञेप्रमार्णे लेवी वंद्यांतीळ प्रत्येक 
कुळाची जी गणती मोझे व अहरोन यांनीं केली 
तीप्रमा्णे. एका . महिन्याचे व त्याहून अधिक वयाचे पुरुष 
बावीस हजार भरले. 

४० मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, इल्लाएल 
लोकांपैकी जितके प्रथम जन्मलेले एका महिन्याचे. व 
त्याहून अधिक वयाचे पुरुष असतील त्यांच्या नांवांची 
गणती कर. ४१ इस्राएल लोकांच्या सर्वे प्रथम 
जन्मलेल्यांच्या ऐवजीं लेवी वंदा मजतप्रीत्यर्थ घे; 
मी परमेश्वर आहें; आणि. इस्लाएल लोकांच्या पशच्यां 
सवे. प्रथम वत्सांच्या ऐवजीं लेब्यांचे पथ्ु घे. ४२ 
परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे मोशाने इस्राएलाच्या. सवे 
प्रथम . जन्मलेल्यांची गणती केली. ४३ सवे प्रथम 
जन्मलेले पुरुष जे एक महिन्याचे व. त्याहून अधिक 
वयाचे होते त्यांच्या नांवांची संख्या बावीस हजार 
दोनशें भ्याहत्तर भरली. 

४४ परमेश्वराने 'मोशाला सांगितळें, ४५ इस्ला- 
एलाच्या सवे प्रथम जन्मलेल्यांच्या ऐवजीं लेवी, आणि 
त्यांच्या प्यंच्या ऐवजी लेव्यांचे प्यु घे; लेवी हे माझे होत; 
मी परमेश्वर आहें. ४६ इस्लाएलाचे प्रथम जन्मलेले 
पुरुष लेव्यांच्या . संख्येहून दोनशें. त्र्याहत्तर अधिक 
आहेत  त्यंस खंड: देऊन. सोडवावे म्हणून . ४७ पुरधा- 
मार्गे पांच श्षेकेल खंड द्यावा; पवित्रस्थानांतल्या चलना 
प्रमार्णे ते घ्यावे. ( शेकेल म्हणजे वीस गेरा); ४८ ह्या 


। अधिक असलेल्या प्रथम जन्मलेल्यांच्या खंडाचे जे रुपये 
| येतील ते अहरोन व त्याचे पुत्र यांस द्यावे 


४९ लेव्यांच्या योगें इत्लाएलांचे प्रथम जन्मलेले सुटले 
त्यांखेरोज राहिलेल्यांपासून मोझशानें खंडाचे रुपये 
घेतले; ५० त्यांच्यापासून जी रकम घेतली ती 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एक हजार तीनर्षो पासष्ट 
शेकेल होती; ५१ परमेश्वराने मोहाला आज्ञा दिली 
होती तिच्याप्रमाणें त्याने हे खंडाचे पैसे अहरोन व त्याचे 
पुत्रर्यांस दिले. 
१ परमेश्वराने मोले व अहरोन यांस सांगितठें, 
९ २ ठेवीच्या पुत्रांपैकी कहाथवंडजांची, त्यांचीं घराणी 
व त्यांचीं पितूकुलें यांस अनुसरून, गणती कर; 
३ तीस वर्षांच्या वयापासून पन्नास वर्षांपर्यंतचे जे 
पुरुष दर्दनमंडपाच्या सेवेंत दाखल होतात त्यांची 
गणती कर. ४ दरशीनमंडपांतील परमपवित्र वस्तूंसंबंधार्ने 
कहाथवंशजांनीं सेवा करावयाची ती ही: ५ छावणीचें 
कूचं होईल तेव्हां अहरोन व त्याचे पुत्र यांनीं आंत 
जाऊंन अंतरपट खालीं काढावा व त्यानें आज्ञापटांचा 
कोश. झाकावा; ६ मग त्यांनीं त्यावर तहाच्या 
कोंतब्याचें आच्छादन घालावें; त्या सव'वर त्यांनी निळ्या 
रंगाचे कापड पसरावे; आणि कोशास त्याच्या काठ्या 


. बसवाव्या. ७ सभर्पित केलेल्या भाकरीच्या मेजावर त्यांनी 


निळ्या रंगाचे कापड पसरून त्यावर तबर्के, धुपाटणीं, 
कटोरे व पेयार्पणाचीं पात्रें ठेवावी; सततची भाकरहि 
त्यावर ठेवावी; ८ मग त्यांनीं त्यावर किरमिजी रंगाऱचें 
कापड पसरून त्यावर तहशोच्या कातड्याचे आच्छादन 
घालावे. आणि मेजाला काठ्या बसवाव्या; ९ आणि 
त्यांनीं निळ्या रंगाचे कापड घेऊन दीपवृक्ष, त्यावरले 
दिवे, चिमटे, गुलदार्ने आणि सेवेच्या कामी पडगारीं 
तेलाची सवे पात्रें ही झाकावीं; १० दीपदृक्ष व त्याचें 
सगळें साहित्य यांवर तहशोच्या कातड्याचे आच्छादन 
घाळून तीं सवे नवघणाला बांधावी. ११ मग सोन्याच्या 
वेदीवर त्यांनीं निळ्या रंगाचें वरच पसरून वर तहशोच्या 


कातब्याचें आच्छादन घालावें आणि तिच्या काठ्या तिला 


१ एका जातीचे जनावर. 


६४६ 





बसवबाव्या; १२... पवित्रस्थानांतीलठ सवे सेवासाहित्य 
निळ्या रंगाच्या कापडांत गुंडाळून त्यावर तहशाच्या 
: कातब्याचें. आच्छादन घालावे वते सर्वे नेवघषणाळा 
बांधावे. १३ मग त्यांनी वेदीवरील सरदे राख काहून 
विच्यावर जांभळ्या रंगाचें कापड पसरावे; १४ आणि 
बेदीच्या सेवेची उपकरणें .म्हणजे . धुपाटणी, आंकडे, 
पाबडीं, कटोरे आदिकरून वेदीचें सर्वे सामान तिजवर 
ठेवावे. आणि वरून. तहशाच्या. कातड्याचे आच्छादन 
घालावे आणि तिला तिच्या, 
१५ छावणीचे कूच होईल त्या. वेळीं अहरोन व त्याचे 
पुत्र यांनीं पवित्रस्थान ब॒ त्यांतील सर्व सामान यांस 
आच्छादन. घालण्याचें संपविल्यावर कहाथी यांनीं तें 
सर्व उचलून न्यावयास यावें, तथापि त्यांनीं कोणत्याहि 
पवित्र. वस्तूला स्पर्श करूं नये, केळा तर ते. मरतील. 
मंडपांतली ही ओझी कहाम्यांनीं |. वाहावयाचीं 
१९६ अहरोन याजकांचा पुत्र एलाजार यास जें काम 
सोपून द्यावयाचें. ते हें: दिव्याचे तेल, सुगंधी धूप, 
निरंतरचा अन्नबलि, अमिषेकाचे तेल, निवास- 
मंडप व॒ त्यांतले सवे सामान आणि पवित्रस्थान 
ब त्यांतले सर्व सामान यांचें रक्षण त्यानें करावे. 

. १७ परमेश्वराने मोझे व अहरोन यांस सांगितलें, 


१८ कहाथी वंदांतल्या कुळांचा लेव्यांतून उच्छेद होऊं. 


देऊं नये; १९ त्यांचें असें करावें कीं जेव्हां ते परम- 
पब्रित्र. वस्तूसमीप. येतील तेव्हां. त्यांनी मरू नये, तर 
- जगावे म्हून अहेरोन ब त्याचे पुत्र यांनीं आंत येऊन 
त्यांतल्या एंकेकाला त्याचेंत्याचें काम व ओझें नेमून 
द्यावे; २० पणं पवित्र वस्तु पाहण्यासाठी त्यांनीं 
क्षणमरहि आंत जाऊं नये, ते गेळे तर मरतील. 

२१ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, २२ गेषोन 
वंशजांचीहि गणती ट्यांची घराणीं व त्यांची पितूकुलें 
यांसी अनुसरून करावी; २३ म्हणजे तीस वर्षापासून 
पन्नास वर्षांपर्यंतचे जे पुरुष दर्शनमंडपाच्या सेवेंत 
दाखल होतात त्यांची गणती करावी. २४ सेवा करणें 
ब ओझीं वाहणे यांसंबंधाने गेषांन्यांचें काम येणेंप्रमाणें : 
२५ निवासमंडपाचे पडदे, दर्शनमंडय कढ त्यांचें 


काठ्या. बसवाव्या.. 


अ० ४५११-३६ 





आच्छादन, त्यावर असलेळें . तहशाच्या कातब्याचें 
आच्छादन, दर्शनमंडपाच्या दाराचा पडदा, २६ निवास. 
मंडप आणि वेदी यांच्यासभोवतीं असलेल्या अंगणाचे 
पडदे, अंगणाच्या दाराचे पडदे व. दोऱ्या आणि 
त्यांच्या सेवेस लागणारी उपकरणे. हें सवे सामान 
त्यांनीं उचलावे; आणि या वस्तूंसंबंधानें जं कांहीं काम 
पडेल तें सवे. त्यांनीं करावे. २७ गे्षोंन वंशांतल्या 
पुरुषांना आपली सवे कामगिरी अहरोन व त्याचे पुत्र 
यांच्या आह्ञेप्रमाणें करावी म्हणजे त्यांस जें कांहीं वाहून 
न्यावयाचें व जी कांहीं सेवा करावयाची त्या सगळ्याचा 
भार तुम्ही त्यांजबरच सोपवावा. २८ दर्शनमंडपात 
गेर्षांन कुळांतल्या पुरुषांची सेवा ही; त्यांनीं अहरोन 
याजकाचा पुत्र इथामार याच्या हातांखालीं असावें. 

२९ मरारीपुत्रांचीहि, त्यांची घराणीं व त्यांची 
पितूकुळें यांस अनुसरून, गणती करावी; ३० म्हणजे 
तीस वर्षांच्या वयापासून पन्नास वर्षांपर्यंत जे 
पुरष दर्शनमंडपाच्या सेवेंत दाखल होतात त्यांची 
गणती कराथी. ३१ दर्शनमंडपांतल्या -ज्या वस्तु वाहून 
नेण्याची कामगिरी त्यांस करावी लागल ती ही: 
निवासमंडपाच्या फळ्या, अडसर, खांब आणि खुरच्या 
३२ आणि सभोवार असलेल्या अंगणाचे खांब, त्यांच्या 
खुरच्या, मेखा, दोऱ्या आणि त्यांच्या सेवेस लागणारी 

सवे डपकरणें त्यांनी दाडून न्यावी व त्यांची 
निगा राखावी; ही जी सगळी सामप्री त्यांना वाहून 
न्यावयाची तींतील दरएक वस्तु नांव घेऊन त्यांच्या 
स्वाधीन करावी. ३२३२ मरारीच्या कुळांतल्या पुरुषांस 
जी सेवा दर्शनमंडपासंबंधार्ने करावी लागल ती हीच; 
त्यांनी अहरोन याजकाचा पुत्र इथामार याच्या 
हातांखालीं असावें. 

३४ या प्रकारें मोशे आणि अहरोन आणि मंडळीचे 
सरदार ह्यांनी कहाथपुत्रांची, त्यांची धराणीं व त्यांची 
पितृकुळें यांस अनुसरून, ३५ म्हणजे तीस वर्षांच्या . 
वयापासून पन्नास वर्षांपर्यदचे जे पुरुष दर्रन- 
मंडपाच्या सेवेस दाखल झाले त्यांची गणती केली. 
३६ ज्या पुरुषांची त्यांच्या कुळांप्रमाणें मोजदाद केली 


- पै 


अ० ४:२३६-५१२३ 


३७ कहाथ कुळांपैकी 
जे पुरुष दर्शनमंडपांत सेवा करीत त्यांची गणती केली 
: ती इतकी भरली; परमेश्वराने मोझाच्याद्वारे आज्ञा 
दिली होती तीप्रमार्णे मोडे आणि अहरोन यांनीं 
त्यांची मोजदाद केली. 

३८ गेषांनी. वंशांतल्या पुरुषांची गणती त्यांचीं 
घराणीं आणि पितृूकुले यांस अनुसरून करण्यांत 
आली, ३९ म्हणजे तीस वर्षांच्या वयापासून पन्नास 
वर्षांपत्रतचे जे पुरुष दरनमंडपांत सेवा करीत त्यांची 
गणती केंली; ४० ज्या पुरुषांची त्यांच्या घराण्यांप्रमाणे, 
त्यांच्या पितूकुलांप्रमाणे| मोजदाद केली ते दोन 
हजार सहहें. तीस होते. ४१ गेर्षोनकुळांतले जे 
पुरुष दशेनमंडपांत सेंवौ. करीत त्यांची मोजदाद 
केली ती इतकी भरली; परमेश्वराने मोशाच्याद्वारें 
आश्या दिटी होती. तीफ़्रमार्णे मोझ्ले आणि अहरोन 
यांनीं त्यांची मोजदाद केली. 

४२ मरारी वंशांतल्या ज्या पुरुषांची गणती त्यांचीं 
घराणीं व पितूकुट यांस अनुसरून करण्यांत आली, 
४३ म्हणजे तीस वर्षीच्या यापासून पंन्नास वर्षांपर्यंतचे 
जे पुरुष दडनमंडपांत सेवा करण्यास जात त्यांची 
मोजदाद, केली;' ४४ त्यांच्या कुळांप्रमाणे त्यांची संख्या 
तीन हजार दोनशें होती. ४५ मरारीच्या कुळांपैकीं ज्या 
पुरुषांची गणती मोशे व अहरोन यांनीं परमेश्वराने 
मोशाच्याद्वारें दिलेल्या अज्ञेप्रमा्णे केळी, ते इतके भरले. 

४९ मोशे, अहरोन आणि इस्राएलचे सरदार 
यांनीं लेव्यांची गणती त्यांची घराणीं व पितृ 
कुले ग्ांस अनुसरून केटी, ४७ म्हणजें तीस 
वर्गांच्या वयापासून पन्नास वर्षांच्या 'वयापर्यंतचे 
पुरुष दरेनमंडपाच्या सेवेंत द्राखल होऊन ओझे 
वाहण्याचे कामं करीत, ४८ त्या सर्वाची संख्या आठ 
हजार पाँचर्शे ऐडी भरली. ४२ त्यांची सेंवा आणि 





कामाचा भार योंस. अनुसरून परमेश्वराच्या सांगण्या- 


वरून मोशाच्या द्वारे त्यांची गणती करण्यांत आंली 


परमेश्वराने मोशाला आज्ञा दिली होती तोप्रमाणें 
त्यांची गणती करण्यांत आली. 








१ दरमेश्वर मोझाला म्हणाला, २ इल्लाएल 
६१ होकांस अशी आज्ञा कर: प्रत्येक महारोगी, प्रत्येक 
खावी आणि मयतामुळें अशच्ि झालेला प्रत्येक 
जण यांस. तुम्दी छावणीबाहेर घालवून द्यावे; ३ मग 
तो पुरुष असो अगर श्री असो; त्या. सर्वास 
छावणीच्या बाहेर काहून लावार्वे; त्यांच्यामुळे तुमची 
छावणी अशुद्ध होतां कामा नये, कारण तेथें माझा 
निवास आहे. ४ इस्राएल लोकांनीं त्याप्रमाणें केलें; 
त्यांनीं . असल्या... लोकांस छावणीच्याबाहेर लावून 
दिलें; परमेश्वराने मोशाला सांगितले त्याप्रमाणें 
इस्राएल लोकांनी केलें. 

७ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, ६ इखाएल लोकांस 
असें सांग : कोणा पुरुषार्ने अथवा ख्रीनें मानवाच्या 
हातून घडणारे एकार्दे पाप करून परमेश्वराशी नेइमानी 
केली वतो अथवा ती दोषी ठरली, ७ तर 
त्यांनी स्वतः केलेळे॑ पाप पदरीं घ्यावे; ज्याचा 
त्यांनी अपराध केला असेल त्यास आपल्या अपराघा- 
बद्दल पुरा खंड देऊन त्यांत आणखी त्याचा पांचवा 
हिस्सा भर घालावी; ८ पण अपराधाचा बदला 
घ्यावयास त्या मनुष्याचा कोणी वारस नसला तर त्या 
अपराधाबद्दल परमेश्वराला द्यावयाचा खंड याजकाचा 
व्हावा; जो प्रायंश्वित्ताचा मेंढा त्याच्या प्रायश्ित्ताप्रीत्यर्थ 


'अर्पिण्यांत येईल त्याशिवाय आणखी हा खंड चेगळा. 


९. इस्राएल लोक ज्या पवित्र वस्तु समर्पित केलेला अंश 
म्हणून थाजकापाशीं आणितात त्या त्याच्याच होत. 
१० प्रत्येक मनुष्यानें पवित्र केलेल्या . वस्तु याजका- 


च्याच होत; . याजकास जें कांहीं कोणी देईल 
तें सवे याजकाचेंच होय. 
११ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, १२ इ्लाएल 


लोकस सांगः जर कोणा पुरुषाच्या स्त्रीचे पाऊल 
वॉकडें पडून तिनें त्याजशी बेइमानी केली, १३ आणि 
कोणा पुरुषाने ' तिजशीं कुकर्म केळे, आणि ही गोष्ट 
तिच्या पतीपासून छपली जाऊन प्रगट झाली नाहीं, 
आणि ती भ्रष्ट झाली तरी तिच्याविरूद्ध कोणी साक्षी 
नसला अथवा कुकमे करितांना तिला पकडिलें नाही, 


१४८ 


गणना 


१४ आणि तिच्या पतीच्या 
- उद्भवली आणि आपल्या ख्लीच्या पातित्रत्याविषयीं 
त्यास संशय आला असून ती जर खरोखर अ्रष्ट झाली 
असली अथवा तिच्या पतीच्या मनांत परप्रेमशंका 
उद्भवून आपल्या लीच्या पातितत्याबद्दल त्याला संशय 
आला आणि ती वास्तविक्र भ्रष्ट झाली नसली, १५ तर 
त्या पुरुषाने आपली खरी याजकाकडे न्यावी आणि 
तिच्याप्रीत्यथ एक दशमांश एफा जव आपा, 
त्यानें त्यांवर तेल घालू नये आणि धूप ठेवूं नये; 
कारण परप्रेमशंकेमुळें केलेळ॑ म्हणजे अधर्मारचे स्मरण 
देणारे हे अन्नार्पण होय. १६ मग याजकाने त्या रीस 
पुढें नेऊन परमेश्वरापुढे उर्भे करावें; १७ आणि 
याजकाने मातीच्या पात्रांत पवित्र जल घ्यावे आणि 
निवासमंडपाच्या भूमीवरली थोडी धूळ घेऊन त्यांत 
टाकावी; १८ मग याजकानें त्या ल्रीस परमेश्वरापुढे 
उभें करूने तिच्या डोक्याचे केस सोडावे आणि परप्रेम- 
शंकेचे स्मरण देणारे अन्नार्पण तिच्या हातावर ठेवावें 
आणि' शापजनक कडु जल याजकाने आपल्या हातीं 
घ्यावें; १९ मग याजकाने त्या स्रीला शपथ घोळून 
म्हणावे, कोणा पुरुषाने तुजशीं कुकर्म केळे नसले 
आणि तूं आपल्या पतीस सोडून दुसऱ्याकडे जाऊन 
भ्रष्ट झाली नसलीस तर तू ह्या शापजनक कडु 
जलाच्या परिणामापासून सुक्त राहा; २० 'पण तू 
आपल्या पतीस सोडून दुसऱ्याकडे राहून भ्रष्ट झाली 
असलीस आणि तुझ्या पतीशिवाय परपुरुषानें तुजशीं 
संबंध केला असला तर-२१ मय याजकाने शापजनक 
शपथ तिला घ्यावयास लावावी आणि म्हणावें, * परमेश्वर 
कुझी मांडी सडवून व तुझें पोट फुगवून तुला लोकांच्या 
शापास व तिरस्क्ारास पात्र करो; २२ म्हणजे 
हे. शापजनक . जल तुझ्या आंतब्यांत शिरून त्यानें 
तुझें. पोट फुगेळ व तुझी मांडी सडेल; यावर त्या 
ख्रीनें आमेन, आमेन, असें म्हणावें. २३ मग 
गाजकार्न हे शापशब्द पुस्तकांत लिहून त्या कडु 
जलांत घुऊन ध्यावे; २४ आगि. ते शापजनक कडु | 
अल त्या ख्रीस पाजावे; तें त्या लख्रीच्या पोटांत जाऊन 


अ० ५९१४-६:६ 





मनांत परप्रेमशंका । कटुत्व उत्पन्न करील; २५ आणि याजकाने ते परंभेमः्‌ 


शंकेचें अन्नार्पण लीच्या हातून घेऊन परमेश्वरापुढे 
ओवाळावे आणि वेदीपाशी घेऊन जावें; २६ मग 
याजकाने त्या अन्नारपणापैरे स्मारक म्हणून मूठभर 
घेऊन त्याचा वेदीवर होम करावा आणि त्यानंतर सखीला 
ते पाणी पाजावे. २७ त्याने तें पाणी तिला पाजिलें म्हणजे . 
अर्से होईल कीं जर ती भ्र झाली असली आणि तिनें 
आपल्या नवऱ्याशी बेइमानी केली असली तर हे शाप- 
जनक जल तिच्या ठायीं शिरून कदुत्व उत्पन्न करील, 
तिचें पोट फुगेल, तिची मांडी सडेल व तिच्या 
लोकांत तिचें नांव झापदर्शक होईल; २८ पण 
ती श्री श्र झाली नसून छद असली तर ती सुक्त 
होईल व गर्भधारणास पात्र होईल. २९ खी आपल्या 
पतीस सोहून परपुरुषाशीं जाऊन अश्रुद होईल तेव्हां 
परप्रेमशंकेचा हाच नियम होय; ३० कोणा पुरुषास 
परप्रेमशंका उत्पन्न होऊन आपल्या ख्रीविषयीं त्याचं 
मन शंकित झालें तर त्याने त्या. ख्रीस परमेश्वरासमोर 
न्यावे आणि वरील नियमाप्रमाणे याजकाने ल््च्या- 
संबंधानें सवे कांही करावे. ३१ मग तो पुरुष 
अधर्मापासून मुक्त होईल आणि त्या स्रीच्या दुष्कर्माचें 
फळ तिला मिळेल. 
१ - परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इस्राएल 
द्‌ लोकांस सांग : कोणी पुरुष अथवा खी नाजीराचा 
म्हणजे आपणास परमेश्वराप्रीत्यथ्र॑ वाहून . घेण्याचा 
बिद्चेष नवस करील, ३ तर त्यानें द्राक्षारस व मद्य हीं 
वज्ये करावीं, द्राक्षारसाचा किंवा मद्याचा दिरकाहि 
पिऊं नये, द्राक्षांचा कसलाहि रस पिऊं नये, एवढेंच 
नव्हे तर ताजी किंवा. सुकविलेलीं द्राक्षेंसुदा खाऊं 
नयेत. ४ जितके दिवस तो आपणास वाहून घेईल 
तितके दिवस त्यानें बियापासून सालपटापर्यंत द्रक्षवेलाचें 
कांहींएक खाऊं नये. ५ जितके दिवस त्यानें वाहून 
घेण्याचा नवस केल! असेल, तितके दिवस त्यानें आपल्या 
डोक्यावर वस्तरा फिरवूं नये; परमेश्वराप्रीत्यथ आपणास 
वाहून घेण्याचा सगळा काळ त्यानें पवित्र असावें 
आणि आपले केस वाई द्यावे. ६ जितके दिवस तो 


१४९ 





अ० ६४६६-७३ गणना 

परगेशवर्ीत्यथ॑ आपणास वाहून घेईेढ तितके दिस आपे शोके दर्शनमंडपाच्या दाराशी सुडाचे आणि वाहून घेडेळ तितके दिवस | आपळें डोकें दर्शनमंडपाच्या दाराशी सुंडावे. आणि 
त्यानें कोणत्याहि प्रेताजवळ जाऊं नये. ७ त्याचा बाप, | आपले केस शांत्यपेणाच्या खालीं असलेल्या अभ्नीवर 
आई, भाऊ, बहीण यांपैकी कोणी मेलें तरी त्यानें | टाकावे. १९ नाजीरानें आपलें वाहून घेण्याचें चिन्ह 


सुतक धरू नये, कारण देवासाठी वाहून घेतल्याचे चिन्ह 
त्याच्या डोक्यावर असतें. ८ आपले वाहून घेण्याचे सर्व 
दिवस त्यानें परमेश्वराप्रीत्य्थ पवित्र राहावे. ९ जर 
कोणी अकस्मात्‌ त्याच्याजवळ मरण पावला आणि 
त्यामुळें वाहून घेतल्याचें चिन्ह असलेळें त्याचें डोके 
'विटाळलें . तर त्याने शुद्ध होण्याच्या दिवशीं म्हणजे 
सातव्या दिवशी आपलें डोकें मुंडावे. १० आठव्या 
दिवशीं त्यानें दोन होले किंवा पारव्याचीं दोन पिळें 
दर्शनमंडपाच्या दाराशी याजकाकडे घेऊन जावी; 
१३ याजक्रानं एकाचा पापबठि व दुसऱ्याचा होमबलि 
अपून त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावें; कारण त्या प्रेतामुळें । 
त्याला दोष लागला म्हणून याजक्रानें त्याच दिवशीं त्याचें 
डोकें पुनः पवित्र करावे. १२ मग त्यानें परमेश्वराला 
वाहून घेण्याच्या दिवसांचा नवस पुनरपि आवरावा; 
त्यानें एक वर्षाचा मेंढा. दोषापेणासाठी आणावा; त्याचे 
पूर्वीचे दिवस हिशोबांत धरू नयेत, कारण त्याचा 
वाहून घेण्याचा नवस भ्रष्ट झाला. 
__ १३ नाजीराचे वाहून घेण्याचे दिवस पुरे झाले 
म्हणजे हा नियम पाळवा: त्यास दर्शनमंडपाच्या दाराशी 
आणावे; १४ आणि त्यानें परमेश्वराप्रीत्य्थ अपण करावें; 
त्यानें एक वर्गाचा निररोष मेंढा होमबलि म्हणून अपावा, 
एक वर्षांची निर्दोष मेंढी पापापैण म्हणून अर्पावी आणि 
आांत्यपणासाठीं एक निर्दोष मेंढा अपावा; १५ आणि 
एक टोपलीभर बेखमीर भाकरी म्हणजे तेलांत मळ- 
लेल्या सपिठांच्या पोळ्या आणि तेल चोपडलेल्या बेखमीर 
पापड्या आणि त्यांसोबतची अन्नार्पणें आणि पेयार्पणें 
आर्पिण्यास आणावी. . १६ हें सवे याजकानें परमेश्वरा- 
समोर सादर करून त्याचे पापवलि आणि होमबलि 
अपांवे; .१७ आणि टोपलीभर बेखमीर भाकरींसहित 
: में्याचें परमेश्वराप्रीत्यथे शांत्यपेण करावें, आणि त्या- 
बरोबरचे अभ्रापण आणि पेयापण हीं याजकानें अपांवी. 


१८ मग नाजीरानें वाहून घेतल्याचें चिन्ह असलेलें | झाकलेल्या सहा गाल्या आणि बारा बैल 


असलेलें आपलें डोकें मेडिल्यावर याजझानें मेंढ्याचा 
शिजविलेला फरा व॒टोपलींतील. एक बेखमीर भाकर 
व एक बेखमीर पापडी हीं घेऊन नाजीराच्या हातांवर 
ठेवावी; २० याजकानें तीं ओवाळणी म्हणून परमेश्वरा- 
समोर ओवाळावीं; ओवाळलेळे ऊर आणि फरा हे 
याजकासाठीं पवित्र समजावे; यानंतर नाजीरास 
द्राक्षारस पिण्याची मोकळीक आहे. २१ नाजीराचा 
नवस, आणि आपणास परमेश्वराप्रीत्य्थ अपण अपो- 
वयाचे त्यांविषयींचा नियम हा; याखेरीज त्यानें 
शत्तयनुसार वाटेल तें द्यावे; केलेल्या नवसाप्रमाणें 
त्यानें वाहून घेण्याच्या नियमास अनुसरून वागावें. 

२२ -परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २३ अहरोन व 
त्याचें पुत्र यांस असें सांग: तुम्दी इल्लाएलह लोकांस 
आश्षीरवोद देतांना येणेंप्रमाणें म्हणा :--- 

२४ परमेश्वर तुळा आक्षीवीद देवो व तुझें 
संरक्षण करो; 

२५ परमेश्वर आपला. मुखप्रकाश तुजवर पाढो व 
तुजवर कृपा करो; 

२६ परमेश्वर तुजकडे प्रसन्नमुख करो आणि तुत 
शांति देवो. 

२७ ह्या रीतीनें त्यांनीं इक्लाएह लोकांवर माझें नाम 
मुद्रित करावें म्हणजे मी त्यांस आश्षीवोद देईन. 

१ भ्रग मोशारने निवासमंडप उभा करण्याचें 
१७ खंपविळें आणि तो व त्यांतील सर्वे सामान हीं 
तैलाभ्यंग करून पवित्र केलीं आणि वेदी व तिर्ची 


अपेणें आणिलीं; हे निरनिराळ्या. वैद्यांचे सरदार असून 
त्यांची खानेसुमारी केलेल्या लोकांवर देखरेख होती; 
३ त्यांनी परमेश्वराला अर्पण आणिलें ते हें: वरून 

म्हणजे दोन 


१५० 


अ० ७६२१-२९ 





. सरदारांमार्गे एक एक गाडी आणि एक एक 
सरदारामागें एक एक बैल; त्यांनीं तीं निवासमंडपा- 
समोर नेऊन सादर केलीं. ४ मग परमेश्वर मोशाला 
म्हणाला, ५ तीं स्वीकार म्हणजे दरीनमंडपाच्या 
सेवेकडे त्यांचा उपयोग होईल आणि तीं लेव्यांला 
ग्रत्येकाच्या सेवेप्रमाणें वांटून दे. ६ तेव्हां मोशानें त्या 
गाड्या व बैल घेऊन लेव्यांस दिले. ७ गेषोनवंशजांस 
त्यांच्या सेवेप्रमाणें दोन गाढ्या आणि चार बैल दिले. 
८ मरारीवंशजांस त्यांच्या सेवेप्रमाणें चार गाड्या व 
आठ बैल दिले; हे सवे अहरोन याजकाचा पुत्र 
- इ्थामार याच्य़ा हाताखालीं होते; ९ पण कहाथ- 
वेशजांस कांहीं दिळें नाही, कारण पवित्रस्थानांतील 
वस्तु आपल्या खांद्यावर वाहण्याची सेवा त्यांस नेमून 
दिली होती. १० बेदीचा तैलाभ्यंग झाला त्या दिवशीं 
सरदारांनी तिच्या संस्काराची अर्पणे आणून वेदीपुढे 
सादर केलीं. ११ तेव्हां परमेश्वराने मोशाला सांगितठें 
कीं वेदीच्या संस्कारासाठीं सरदारांनी आपआपले अपेण 
आपआपल्या नेमिलेल्या दिवशीं घेऊन यावें. 

१२ पहिल्या दिवशीं ज्यानें अपण आणिलें तो 
यहूदा वंद्यांतील आम्मीनादाबाचा पुत्र नहशोन होता. 
१३ त्याचं अपेण हॅ होतें: पवित्रस्थानांतील चलना- 
प्रमाणें एकशे तीस शेकेल चांदीचे एक ताट आणि 
सत्तर हेकेल चांदीचा एक कटोरा, हीं दोन्हीं अन्नारपणा- 
साठीं तेलांत मळलेल्या सपिठाने भरली होतीं; 
१४ धुपाने भरलेले दहा शेकेल सोन्याचें एक धुपाटणे, 
१५ होमार्पणासाठीं एक गोऱ्हा, एक मेंढा व एक 
चर्षाचें कोकरू. १६ पापार्पणासाठी एक बकरा, 
१७ शांत्यपणांसाठीं दोन बैल, पांच मेंढे, पांच बकरे 
आणि एक वर्षांची पांच कोकरे, हे सवे अपेण 
आम्मीनादाबाचा पुत्र नहशोन याने आणिलें. 

१८ दुसऱ्या दिवशीं इस्साखार वेंशांतील सरदार 
सूवाराचा पुत्र नथनेल यानें अपण आणलें; १९ तें ढं: 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकरे तीस शेकेल 
चांदीचे एक ताट आणि सत्तर झेकेल चांदीचा एक 
कटोरा, हीं दोन्ही अन्नार्पणासाठीं तेलांत मळलेल्या 


सपिठार्ने भरलीं होतीं; २० धुपार्ने भरलेळें दहा शेकेल 
सोन्याचें एक धुपाटणे, २१ होमापणासाठीं एक गोऱ्हा, 
एक मेंढा व एक वर्षांचे कोकरू, २२ पापार्पणासाठीं 
एक बकरा, २२३ शांत्यपेणांसाठीं दोन बैल, पांच मेंढे, 
पांच बकरे आणि एक वर्षाची पांच कोकरे; हें सर्व 
अपैण सूवाराचा पुत्र नथनेल यानें आणिलें. 

२४ तिसऱ्या दिवशीं जबुलून वंशाचा अधिकारी 
हेलोनाचा पुत्र अलीयाब यानें अपण आणिलें; २५ ते हॅ: 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकशे तीस शेकेल चांदीचे 
एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदीचा एक कटोरा, 
हीं दोन्ही अन्नारपणासाठीं तेलांत मळलेल्या सपिठारने 
भरलीं होतीं; २६ धुपानें भरलेळें दह्या झेकेल सोन्याचे 
एक धुपाटणे, २७ होमापैणासाठीं एक गोऱ्हा, एक 
मेंढा व एक वर्षांचे कोकरू; २८ पापापणासाठीं एक 
बकरा, २९ शझांत्य्पणांसाठी दोन बैल, पांच मेंढे, 
पांच बकरे आणि एक वषोचीं पांच कोकरे; हें सवे 
अपण हेलोनाचा पुत्र अलीयाब याने आणिलें. 

३० चौथ्या दिवशीं रऊबेनाच्या वंशाचा सरदार 
शदेयुराचा पुत्र अलीसूर यानें अपण आणिलें; ३१ तें 
हॅ: पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकर्शे तीस झोकेल 
चांदीचे एक ताटं आणि सत्तर शेकेल चांदीचा एक 
कटोरा, हीं दोन्ही अन्नापणासाठीं. तेलांत मळलेल्या 
सपिठानें भरली होतीं; २३२ धुपानें भरलेले दहा 
झेकेल सोन्याचें एक धुपाटणे, ३३ होमारपेणासाठी एक 
गोऱ्हा, एक मेंढा व एक वर्षाचे कोकरू, ३४ पापारपेणा- 
साठीं एक बकरा, ३५ शांत्यपणांसाठीं दोन बेळ, पांच 
मेंढे, पांच बकरे आणि एक वर्षाची पांच कोकरे; हे. 
सवे अपण शदेयुराचा पुत्र अलीसूर यानें आणिलें. 

३६ पांचव्या दिवशी दिमोन वंशाचा सरदार 
सुरीशाद्वेचा पुत्र शळमीयेळ यानें अपेण आणिलें; 
३७ तें हॅ: पवित्रस्यानांतील चलनाप्रमाणें एकं 
तीस शेकेल चांदीचे एक ताट आणि सत्तर शेकेल 
चांदीचा एक कटोरा, हीं दोन्ही अन्नार्पणासाठीं. तेलांत 
मळलेल्या सपिठानें भरलीं होतीं; ३८ धुपाने भरलेले 
दहा शेकेल सोन्याचें एक धुपाटणे, २९ होमापेणासाठीं 


१५१ 


अ० ७३१९--७७ 


गणना 





एक गोऱ्हा, एक मेंढा. व एक वर्षांचे कोकरू, ४० पापा- 
र्पणासाठीं एक बकरा, ४१ शांत्यपणांसाठीं दोन बेल, 
पांच मेंढे, पांच बकरे आणि एक वर्षांची पांच कोकरे; हें 
सवे अर्पण सुरीशाद्दचा पुत्र शलमीयेळ यानें आणिलें. 

४९ सहाव्या दिवशी गाद वंश्याचा सरदार दगुवेलाचा 
पुत्र एल्यासाप यानें अपंण आणिर्ले; ४३ तें हें: पवित्र 
स्थानांतील चलनाप्रमाणें एकशे तीस झेकेल चांदीचें 
एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदींवा एक कटोरा, 
हीं दोन्ही . अत्नापणासाठीं तेलांत मळलेल्या सपिठानें 
भरलीं होतीं; ४४ धुपानें भरलेले दहा शेकेल सोन्याचे 
एक धुपाटणे, ४५ होमार्पणासाठीं एक गोऱ्हा, एक 
मेंढा व एक वर्षांचं कोकरू, ४६ पापार्पणासाठीं एक 
बकरा, ४७ शांत्यपणांसाठीं दोन बैल, पांच मेंढे, पांच 
बकरे, आणि एक वर्षांची पांच कोकरे; हें सर्वे अर्पण 
दगुवेलाचा पुत्र एल्य़ासाप यानं आणिलें. 

४८ सातव्या दिवशी एफ्राईम वंद्याचा 
आम्मीहूदाचा पुत्र अलीझ्यामा यानें अर्पण आणिले; 
इ९. तें हॅ: पवित्रस्थानांतील . चलनाप्रमाणे एकशे तीस 
झेकेल चांदीचे एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदीचा 
एक कटोरा, हीं दोन्ही अन्नापणासाठीं तेलांत मळलेल्या 
सपिठानें भरलीं होतीं; ५० धुपार्ने भरलेलं दहा शेकेल 
सोन्याचं एक धुपाटणे, ५.१ होमापणासाठीं एक गोऱ्हा, 
एक मेंढा व एक वर्षाचे कोकरू, ५२ पापार्पणासाठीं 
एक बकरा, .'५३ शांत्यपणांसाठीं दोन. बैल, पांच मेंढे 
पांच बकरे आणि एक वर्षाची पांच कोकरे; हं सवे 
अपण आम्मीहूदाचा पुत्र अलीक्ञामा यानें आणिलें. 

५४ आठव्या दिवशीं मनरदेवंश्ञाचा सरदार पदाह- 
सुराचा पुत्र गमलीयल यानें अपण आणिले; ५५ ते हॅ: 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकशें तीस झेकेल चांदीचे 
एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदीचा : एक कटोरा, 
हीं दोन्ही अन्नापणासाठीं तलांत मळलेल्या सपिठाने 
भरलीं होतीं; ५६ धुपानं भरलेलं दहा शेकेल सोन्याचे 
एक धुपाटणे, ५७ होमार्पणासाठीं एक गोऱ्हा, एक 
मेंढा व एक वर्षांचे कोकरू, ५८ पापापंणासाठीं एक 
बकरा, ५९ शांत्यपणांसाठीं दोन बेल, पांच मेंढे, पांच 


सरदार 


बकरे, आणि एक वर्षाची पांच कोकरें; हें सवे अपण 
पदाहसुराचा पुत्र गमलीयेल यानें आणिलें. 

६० नवव्या दिवशीं बन्यामीन वंद्यचा सरदार 
गिदोनीचा पुत्र अबीदान यानें अपण आणिर्ले; ६१ तें 
हं: पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकशे तीस शेकेल 
चांदीचे एक ताट आणि सत्तर होकेल चांदीचा एक 
कटोरा; हीं दोन्ही अन्नापणासाठीं तेलांत मळलेल्या 
सपिठानें भरलीं होतीं; ६२ धुपानं भरलेलं दह्य शेकेल 
सोन्याचें एक धुपाटणे, ६ ३ होमार्पणासाठीं एक गोऱ्हा, 
एक मेढा व एक वर्षाचं कोकरू, ६४ पापार्पणासाठीं. 
एक बकरा, ६५ शांत्यर्पणांसाठीं दोन बैल, पांच मेंढे, 
पांच बकरे आणि एक वर्षाची पांच कोकरे; हें सवे 
अर्पण गिदोनीचा पुत्र अबीदान यानें आणिलें. 

६६ दहाव्या दिवशीं दानवेशाचा सरदार आम्मी- 
शाहेचा पुत्र अहीएजर यानं अर्पण आणिलें; 5७ तं हें: 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणे एकशं तीस शेकेल चांदीचे. 
एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदीचा एक कटोरा, 
हीं दोन्ही अन्नार्पणासाठीं तेलांत मळलेल्या सपिठानें 
भरलीं होतीं; ६८ धुपाने भरलेलं दहा शेकेल सोन्याचें 
एक धुपाटणे, ९९ होमापणासाठीं एक गोऱ्हा, एक 
मेंढा व एक वर्षांचे कोकरू. ७० पापार्पणासाठीं एक 
बकरा, ७१ शांत्यपणांसाठीं दोन वैल, पांच मेंढे, 
पांच बकरे आणि एक वर्षाची पांच कोकरे; हें सवे 
अर्पण आम्मीशाद्देचा पुत्र अहीएजर यानें आणिलें. 

७२ अकराव्या दिवशीं आशेर वंशाचा. सरदार 
आक्रानाचा पुत्र पगीयेल यानें अर्पण आणिलें; ७३ तें 
हं: पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें एकशे तीस शेकेल 
चांदीचे एक ताट आणि सत्तर शेकेल चांदीचा एक 
कटोरा, हीं दोन्ही अन्नापैणासाठीं तेलांत मळलेल्या 
सपिठानें भरलेली होतीं; ७४ घधुपानं भरलेले दहा 
झेकेल सोन्याचं एक धुपाटणे, ७५ होमार्पगासाठी . एक 
गोऱ्हा, एक मेंढा व एक वर्षाचे कोकरू, ७६ पापा- 
्पणासाठीं एक बकरा, ७७ शांत्यपणांसाठी द्वोन बैल, 
पांच मेंढे, पांच बकरे आणि एक वर्षांची पाँच कोकरें; 
हे. सवे अर्पण आक्रतानाचा पुत्र पगीयेळ यानें आणिलें. 


१५२ 





७८ बाराव्या दिवशीं , नफताली वंशाचा सरदार 


एनांनाचा पुत्र अहीरा याने अपण आणिले; ७९ तें 
हें: पवित्रस्यानांतील चलनाप्रमाणे एक्हें तीस शेकेल 
चांदीचे एक ताट आणि सत्तर शेकेल. चांदीचा एक 
कटोरा, हीं दोन्ही अन्नार्पणासाठीं तेलांत मळलेल्या 
सपिठाने भरलीं होतीं; ८० धुपानें भरलेले दहा 
शेकेल सोन्याचें एक धुपाटणे, ८१ होमार्पणासाठीं एक 
गोऱ्हा, एक मेंढा व एक वर्षाचे कोकरू, ८२ पापापेणा- 
साठीं एक बकरा, ८२ झांत्यरपणांसाठीं दोन बेल, पांच 
मेंढे, पांच बकरे आणि एक वर्षांची पांच कोकरे; हॅ. 
सवे अर्पण एनानाचा पुत्र अहीरा याने आणिलें. 

८४ वेदीस तैलाभ्यंग झाला तेव्हां इस्वाएल 
लोकांच्या सरदारांकडून तिच्या संस्काराचे अपण हें 
होतें; म्हणजे चांदीचीं बारा ताटे, चांदीचे बारा कटोरे 
ब॒ सोन्याची बारा धुपाटणीं; ८५ एकेक चांदीचे ताट 
एकरी तीस शेकेलांचें व एकेक चांदीचा कटोरा 
सत्तर झेकेलांचा अशीं एकंदर सवे चांदीची पात्रें 
पवित्रस्थानांतील चलनाप्रमाणें दोन हजार चारशे 
शेकेलांचीं ' होती; ८६ घुपाने भरलेली सोन्याची 
बारा धुपाटणीं पवित्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणें दहा 
दहा जेकेलांचीं होतीं; एकंदर सवे धुपाटणीं एके 
बीस शेकेलांचीं होती. ८७ याशिवाय 'होमार्पणासाठीं 
सवे मिळून . बारा. गोऱ्हे, बारा मेंढे, वर्षाव्षांचीं बारा 
- कोकरें हीं सवे त्यांबरोबरच्या अभ्नार्पणासह होतीं: 
तसेंच पापार्पणासाठीं आरा बकरे होते; ८८ आणि 
झांत्यपणांसाठीं सवे मिळून चोवीस बैल, साठ मेंढे, 
साठ बकरे आणि वर्षावषोर्ची साठ कोकरें होतीं. 
वेदीचा तैलाभ्यंग झाल्यावर तिला संस्कार करण्यासाठीं 
ही अपेणें होतीं. 
दर्शनमंडपांत गेला , तेव्हां. आज्ञापटाच्या कोशावर 
असलेल्या दोन्ही कशूनांमधल्या दयासनावरून त्याने 

बाणी होतांना ऐकली; तो त्याजशीं बोलला. 

१ परमेश्वर मोशाल्ञर म्हणाला, २ अहरोनाला 
€€& सांग की तूं दिवे लावश्षील तेव्हां दीपृक्षासमोर 
सातहि दिव्यांचा प्रकारा पडावा. ३ अहरोनाने 


८९ मोझे परमेश्वराशी बोलण्यास 


अ० ७%०७८-८:१७ 


तके केलें; परमेश्वराने मोशाला आक्ञा दिली होती 
त्याप्रमाणें दीपत्रक्षासमोर प्रकाश . पडावा म्हणून त्यार्ने 
दिवे उजळले. ४ दीपद्क्षाचें सर्वे काम घडीव सोन्याचे 
होतें; तळापासून नकझीच्या. फुल्ंपर्यंत घडींव काम 
होतें; परमेश्वराने मोशाला नमुना दाखबिला होता 
त्याप्रमाणें त्यानें तो दीपत्रक्ष केला. । 

५ परमेश्वराने मोशाला. सांगितळे, ६ इस्राएल 
लोकांमधून लेव्यांस वेगळे करून शुद्ध कर. ७ तूं 
त्यांच्या शदीकरणासाठीं येणेंप्रमाणें कर: पापक्षालनाच्या 
जलाचें त्यांजवर सिंचन कर, व त्यांनीं आपल्या 
सगळ्या अंग्रावर वस्तरा फिरवावा, वजे धुवावी 
आणि शुद्ध व्हावें. ..६: मग त्यांनी एक गोऱ्हा व 
तेलांत मळलेल्या सपिंठारचें अन्नार्पण घेऊन यावे. आणि 
पापार्पभासाठीं आणखी एक गोऱ्हा आणावा. ५ मग 
तूं ळेव्यांस दर्शनमंडपासमोर सादर करावे, आणि 
इस्राएक लोकांची सवे मंडळी तेथें जमवावी; १० मग 
तूं ळेब्यांस परमेश्वरासमोर सादर करावें आणि इ्ाएल- 
लोकांनी आपरे हात त्यांजवर ठेवावे; ११ लेवी 
परमेश्वरासी सेवा करणारे व्हावे यासाठी इल्लाएल 
लोकांच्या तर्फे अहरोनाने त्यांस ओवाळणी म्हवून- 
परमेश्वरासमोर सादर करावें. १२ लेव्यांनीं आपळे' 
हात गोऱ्ह्यांच्या डोक्यांवर ठेवावे; आणि तूं लेब्यां- 
प्रीत्यर्थ प्रायबित्त करण्यासाठीं एक गोऱ्हा पापार्पण व 
दुसरा होमार्पण. म्हणून परमेश्वराला अर्पावा. १३ मग 
लेव्यांस अहरोन व त्याचे पुत्र यांच्यासमोर उभें करून 
परमेश्वराला ओवाळणी म्हणून अर्पावे. १४ या प्रकारें 
लेबी हे माझे होणार. १५ यानंतर लेव्यांनीं सेवा. 
करण्यास दशशेनमंढपांत जावें; तू. ठेव्यांस शद्ध केल्यावर 
ओवाळणी म्हृणून त्यांस अपोवे. १६ कारण इल्लाएल. 
लोकांतूुत ते मला सवेस्वी वाहिळेळे आहेत; इल्लाएल 
लोकांच्या पोटच्या सवे प्रथम जन्मलेल्यांच्या ऐवजीं मी 
त्यांस आपळे करून घेतले आहेत. १७ कारण इल्लाएठ 

अथवा त्यांच्या पश्रंपैकी सवे प्रथम जन्मठेळे 
माझेच आहेत, मग ते पुरष असोत कीं पश्च असोत; 





१५३ 


अ० ८!१७-९४१६ 


ग्रणना 





मिसर देशांतील सवे प्रथम जन्मलेळे मीं मारिले त्या 
दिवशीं मीं त्यांस आपल्यासाठी पवित्र केळे. १८ इत्लाएल 
लोकांतील सर्वे प्रथम 'अन्मलेल्यांच्या ऐवजीं मीं लेव्यांस 
चेतलें. १९ दरशीनमंडपांत इस्याएल ळोकांसाठीं सेवा 
करावी वं प्रायश्वि्त करावें म्हणून मीं त्यांस इल्ला- 
'एलांतून घेऊन अहरोन व त्याचे पुत्र यांस दान म्हणून 
'दिळे॑ आहे, यासाठीं. कीं :इस्लाएल . लोक पवित्र- 
स्थानाच्या सत्रिच आले अंसतां. त्यांजवर. अनर्थ गुदरू 
नये. २०_ मोशे, अहरोन आणि इस्नाएल .लोकांची सर्वे 
मंडळी योनी या. प्रकारें लेव्यांचें केलें; . परमेश्वराने 
लेव्यांविषर्थी मोशाला आज्ञा केली होती तीप्रमार्णे इल्लाएल 
लोकांनीं त्यांचें केलें. २१ लेवी. आपल्या पापाचें 
क्षालन करून पावन झाले; त्यांनीं आपलीं वस्रे घुतलीं 
आणि अहरोनाने त्यांस परमेश्वरासमोर . ओवाळणी 
म्हणून आर्पिटें; आणि त्यांच्या पापक्षालनार्थ अहरोनाने 
त्यांच्यासांठीं प्रायश्चित्त केलें. २२ त्यानंतर अहरोन व 
'त्याचे पुत्र यांजसमोर दरशेनमंडपांत आपआपली 
-नेमिळेली सेवा करण्यासाठीं लेवी गेले, आणि लेब्यां- 
संबंधानें जी आज्ञा परमेश्वराने मोझाला केली होती 
'तीप्रमाणें त्यांचे त्यांनीं केलें. डड 
.२३ परमेश्वराने मोशाला सांगितळे, २४ लेव्यां- 
विषयींचा हा नियम: पंचविसाव्या वर्षांच्या. यापासुन 
त्यांनी दशनमंडपासंबंधाची सेवा आचरावी; २५ ते 
पन्नास वर्षांचे झाल्यावर त्यांनीं आपल्या या सेवाधर्मा- 
“पासून सुक्त व्हावें, यानंतर पुढें त्यांनीं ही सेवा करूं नये; 
२६ पण त्यांनो आपल्या . भाऊबंदांसह दरशनमंडपांत 
रक्षकाचें काम करावे, दुसरी कांहीं सेवा करू नये. 
'केब्यांस सोपलेल्या कामासंबंधाने तूं त्यांचें असें करावें. 
१ इस्राएल लोक मिसर देशांतून निघाल्यावर 
९ दुसर्‍या वर्षांच्या . पहिल्या महिन्यांत परमेश्वराने 
सीनायं रानांत मोशाला . सांगितळे, २ 'इल्लाएल 
लोकांनीं वल्हांडण सण नेमिलेल्या काळीं पाळावा. ३ या 
महिन्याच्या 'चतुर्दैशीस संघ्याकाळों. त्याच्यासंबंधाचे सवे 
जबिधि व नियम यांस अनुसरून तुम्हीं तो नेमिलेल्या 
काळीं पाळावा. ४ मग मोशानें इद्लाएल लोकांस वल्हांडण 


सण पाळावयास सांगितलें. ५  लत्याप्रमार्णे त्यांनी 
पहिल्या महिन्याच्या चतुर्दैशीस सायंकाळी सीनाय 
रानांत वल्हांडण सण पाळिला; परमेश्वराने मोशाला 
आज्ञा दिली होती त्याप्रमाणे इत्लाएल लोकांनीं केलें. 
६ एका मनुष्याच्या भेतामुळें. अश्युचि झालेले कांहीं 
लोक होते, त्यांस त्या दिवशीं वल्हांडण सण प्राळतां 
येना, म्हणून ते त्या दिवशीं मोझे व अहरोन 
यांजपाशीं येऊन ७ मोझास म्हणाले, एका मनुष्याच्या 
प्रेतामुळे. आम्ही अशुचि झालो. आहो; तर इस्राएल 
लोकांबरोबर नेमिलेल्या काळीं परमेश्वराला . अपण 
आणण्याची आम्हांस कां मनाई असावी १ ८ मोझे 
त्यांस म्हणाला, जरा थांबा, म्हणजे परमेश्वर तुमच्या 
संबंधानें काय आज्ञा देईल ती मी ऐकतो. 

९ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, १० इस्राएल लोकांस 
सांग: तुमच्यांतला किंवा तुमच्या वंदाजांतला कोणी 
प्रेतामुळें अशुक्वि झाला किंवा दूर प्रवासांत असला 
तरी त्यानें परमेश्वराप्रीत्य्थ वल्हांडण सण पाळावा. 
“११ दुसर्‍या महिन्याच्या चतुर्दैशीस संध्याकाळीं त्यांनीं 
सण पाळावा आणि वल्हांडणाचा यज्ञपद्ठु बेखमीर 
भाकर आणि कडू भाजी यांबरोबर खावा; १२ त्याने 
त्यांतळे॑ सकाळपर्यंत कांहीं राखून ठेवूं नये व त्याचें 
हाड मोडू नये; वल्हांडणाच्या सवे विधीप्रमार्णे त्यांनीं 
हा सण पाळावा. १३ एकादा मनुष्य शुचि्भेत आहे. . 
व प्रवासांत नाहीं, असें असूनहि त्यानें वल्हांडण सण 
पाळण्याची हयगय केली तर त्या व्यक्तीचा स्वजनांतून 
उच्छेद व्हावा; नेमिलेल्या काळीं त्यानें परमेश्वरास अपण 
आणिलें नाहीं म्हणून त्याच्या दुष्कमीरचें फळ त्याला मिळेल. 
१४ तुमच्यामध्ये राहणाऱ्या कोणा परदेशीयाला परमे- 
श्वराप्रीत्यर्थ वल्हांडण सण पाळण्याची इच्छा असली तर 
त्याने या सणाचे विधि व नियभ यांस अनुसरून तो 
पाळावा. देशीय व परदेश्ञीय या दोघांसहिं एकच नियंभ. 

१५ ज्या दिवशी निवासमंडप म्हणजे आज्ञापटाचा 
डेरा उभां केला, त्या दिवशीं मेघाने त्यावर छाया केठी; 
संघ्याकाळी तो निवासमंडपावर अभीसारखा भासला 

, आणि सकाळपर्यंत राहिला. १६ असें नित्य होत असे; 


१५४ 





दिवसां मेघ त्यावर आच्छादन घाली, व रात्रीं तो अभी- 
सारखा भासे. १७ जेव्हां जेव्हां त्या डेऱ्यावरून मेघ वर 
चढे तेव्हां तेव्हां इाएल लोक कूच करीत आणि तो 
मेघ जेथें थांबे तेथे आपला तळ देत. १८ परमेश्वराच्या 
आज्ञेने इल्लाएल लोक कूच करीत व त्याच्याच आज्ञेने 
तळ देत; निवासमंडपावर जितके दिवस मेघ राही 
तितके दिवस ते तळ देऊन राहत. १९ मेघ 
निवासमंडपावर छाया कलून बरेच दिवस तसाच 
राहिला तरी इस्ाएह लोक परमेश्वराचा निर्वेध पाळून 
कूच करीत नसत. २० कर्धीकधीं मेघ थोडेच दिवस 
निवासमंडपावर- छाया करून असे तेव्हां परमेश्वराच्या 
सांगण्याप्रमाणे ते तसेच तळ देऊन राहत आणि पुन 
त्याची आज्ञा झाली म्हणजे कूच करीत २१ कधीकधी 
मेघ केवळ संध्याकाळपासून सकाळपर्यंत राहत असे 
आणि सकाळीं तो हालला म्हणजे ते कूच करीत: 
दिवसां किंबा रात्रीं मेघ वरती गेला कीं ते कूच करीत. 
२२ तो मेघ निवासमंडपावर छाया करून दोन दिवस 
राहिला, एक महिना राहिला किंवा एक वर्ष राहिला 
तरी ते कूच करीत नसत; तो वर चढला म्हणजे ते 
कूच करीत. २३ परमेश्वराच्या आज्ञेने ते तळ देत व 
त्याच्या आज्ञेने ते तळ हालवीत; परमेश्वराने मोशाच्या 
द्वारें त्यांस आज्ञा केली तीप्रमाणें त्यांनां परमेश्वराचा 
निर्बंध पाळिला. 
१ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, ९ तूं 
* ७ स्प्याचा पत्ना ठोकून दोन करणे वनीव; मंडळीस 
बोलावण्याचें असलें आणि तळ उठवावयाचा 
असला म्हणजे त्यांचा उपयोग करावा. ३ हे दोन्ही 
करणे . वाजविले म्हणजे सवे मंडळी दऊ्नमंडपाच्या 
दाराशी तुजपाशी जमा व्हावी. ४ एकच करणा 
वाजविला कहणजे इस्राशलांच्या हजारांचे नायक. म्हणजे 
सरदार यांनीं तुजपाशी जमा व्हावे. ५ करण्याचा 
मोठा .गजर केला म्हणजे पूर्वे दिशेच्या गोटांनीं कूच 
करावें. ६ असाच दुसऱ्यांदा मोठा गजर केला म्हणजे 
दक्षिण बाजूस असलेल्या गोटांनीं करूच करावें; कूच 
करावयाचें असळें म्हणजे करण्याचा एक मोठा गजर 


अ० ९:१६-१०५२२ 
करावा. ७ मंडळी एकत्र बोलावण्याची असल्यास 
करणा वाजवावा, पण मोठा गजर कू नये. 
८ अहरोनाचे पुत्र लो याजक त्यांनीं हे करणे वाजवावे: 


हा तुम्हांस पिढ्यानपिड्या निरंतरचा विघि होय. 
९ तुमच्या देशांत तुम्हांस त्रस्त करणाऱ्या तशी 
झुंजावयास निघाल तेव्हां तुम्ही करण्यांचा मोठा गजर 
करा; म्हणजे तुमचा देव परमेश्वर यास तुमची आठवण 
होऊन शत्रूंपसून तुमचा बचाव होईल. १० आपल्या 
आनंदाच्या दिवशीं, नेमिलेल्या सणाच्या दिवशीं आणि 
प्रत्येके महिन्याच्या आरंभी आपले होमबलि . व 
शांत्यपैणांचे बलि अपण करीत असतांना हे करणे 
बाजवा; ते तुमच्या देवास तुमची आठवण देतील 
मी परमेश्वंर तुमचा देव आहें 

११ दुसर्‍या वर्षी दुसऱ्या महिन्याच्या विसाव्या 
दिवशी आज्ञापटाच्या निवासमंडपावरील मेघ वर 
चढला. १२ तेव्हां इस्राएल लोकांनीं सीनाय रानांतून 
कूच केलें; नंतर मेघ पारानाच्या रानांत स्थिर झाला. 
१३ परमेश्वराने मोशाच्या द्रारें आज्ञा केली होती तिला 
अनुसरून. त्यांदी पहिलें कूच केलें. १४ पहिल्यानें 
यहूदा वंशाच्या लष्कराच्या टोळ्याटोळ्या होऊन त्यांचा 
झडा निघाला; त्यांचा सेनानायक आम्मीनादाबाचा पुत्र 
नहरोन हा होता. १५ इस्साखार वंदांतील लोकांचा 
सेनानायक सुवोराचा पुत्र नथनेल हा होता. १६ जु- 
लून वंशांतील लोकांचा सेनानायक हेलोनाचा पुत्र 
अलीयाब हा होता. १७ मग निवासमंडप उतरला 
आणि गेषोनपुत्रांनॉ व मरारीपुत्रांनी निवासमंडप उच- 
लून कूच केल. १८ मग रऊनेन वंशाच्या लष्कराच्या 
टोळ्याटोळ्या होऊन त्यांचा झेंडा निघाला; त्यांचा 
सेनानायक शाढयुराचा पुत्र अलीसूर हा होता. 
१९ शिमोन वंशांतील लोकांचा सेनानायक सुरी- 
शादेचा पुत्र शलूमीयेळ हा होता. २० गाद वंशांतील 
लोकांचा सेनानायक दगुवेलाचा . पुत्र एल्यासाप हा 
होता. २१ मग कहाथ्यांनीं. पवित्रस्थानांतळें साहित्य 
उचलून कूच केलें; ते जाऊन पोहेचत तोंपर्यंत 
अगोदरच्यांनीं निवासमंडप उभारून ठेविला. २२ एफ्राईम 


१५५ 


भ० १०५२२-११:१२ 





वंशाच्या लष्कराच्या टोळयाटोळ्या होऊन त्यांचा झेंडा 
निघाला; त्यांचा सेनानायक आम्मीहूदाचा पुत्र अली- 
शामा हा होता. २३ मनश्‍्हे वंशांतील लोकांचा सेनानायक 
- पदाहसुराचा पुत्र गमलीयेल हा होता. २४ बल्यामीन 
वंशांतील लोकांचा सेनानायक . गिदोनीचा पुत्र अबी: 
दान हा होता, २५. मग सवे गोटांच्या. मागे असलेल्या 
दान वंशाच्या लष्कराच्या .टोळ्याटोळ्या होऊन त्यांचा 
झेंडा निघाला; त्यांचा . सेनानाग्रक आम्मीशाददेचा. पुत्र 
अहीएजर हा होता. २६ आशज्ञेर वंशांतील लोकांचा 
सेनानायक आक्रानाचा . पुत्र पागीयेल हा होता. 
२७ नफताली वंशांतील लोकांचा सेनानायक एनानाचा 
पुत्र अहीरा हा होता. २८ या प्रकारे इत्ाएल. लोक 
आपआपल्या सेनांच्या अनुक्रमें प्रवासांत कूच करीत 

२२९ मोशानें आपला सासरा मिद्यानी रयुवेल याचा 

होबाब : यास म्हटलें कीं परमेश्वराने आम्हांला 
देतों हणून सांगितलेल्या प्रदेशाकडे आम्ही ,जात आहों 
तर तूं आम्हांबरोबर चल म्हणजे आम्ही तुझें कल्याण 
करूं; कारण इस्राएलाचें कल्याण करीन असें. परमेश्वर 
बोलला आहे. ३० होबाब त्यास म्हणाला, मी नाहीं 
यावयाचा; मी आपला देश व आपले आत्त यांजकड 
जाईन. ३१. तेव्हां मोझे त्यास म्हणाला, आम्हांस 
सोहन. जाऊं नको; कारण या जंगलांत कोठेंकोठं तळ 


द्यावयाचा ही तुला माहिती आहे; तूं आम्हांस नेन्ञांच्या 
ठिकाणीं. हो. ३२ तू. आम्हांबरोबर आल्यास परमेश्वर 


आमचें जें कांहीं बरें करील त्याप्रमाणें आम्ही तुझेंहि 
अवऱ्य बरें करू . 

३३ इंख्लाएकळ लोके परमेश्वराच्या पवंतापासून 
मार्गस्थ होऊन तोन . दिवसांची वाट चाळून गेळे; 
त्यांच्यासाठी मुक्कामाची जागा हेरण्याकरितां आह्ापटाचा 
कोश त्यांच्यापुढे तीन दिवसांच्या वाटेबर गेला. 
३४ ते तळ हालवून मार्गस्थ होत. तेव्हां परमेश्वराचा 
मेघ दिवसां त्यांजवर छाया करी. * 

३५ करोड पुढें जाण्यास निघारा म्हणजे मोठे म्हणत 
शत्रूंची दाणादाण होवो 
न . करोत.. ३६ कोड 


थांबला म्हणजे तो म्हणत असे, हे परमेश्वरा, इला- 
एलाच्या सहस्वावधि. लोकांकडे परत ये. 
१ मग लोक अरिष्ट प्राप्त झाल्यासारखे 
६ १ परमेश्वराच्या कानाशी कुरकुरू लागले; ते ऐकून 
परमेश्रराचा कोप भडकल्य आणि त्याच्या 
अम्नीने त्यांजमध्यें पेट घेऊन छावणीच्या हद्दीवर 
असलेले लोक भस्म केले. २ तेव्हां लोकांनीं. मोशापाशी . 
ओरड केली, आणि मोदझ्यार्ने परमेश्वराची प्रार्थना केली 
तेव्हां आमने शमल्त. ३ यावरून त्या स्थळाचे नांब 
तबेरा (दहन ) असें. पडलें, कारण परमेश्वराच्या 
अभीने त्यांजमध्यें पेट घेतला होता. 
' ४ त्यांच्यामध्यें जो मिश्र. समुदाय होता त्याने सोस 


*.. | घेतला;. आणि इस्लाएल लोकहि पुनः रडगाणे. चालवून 


म्हणाले, आम्हांस खावयास मांस कोण देईल? ५ मिसर 
देशांत आम्हांस मासे अगदीं फुकट खावयाला मिळत 
त्याची आठवण आम्हांस होते; त्याप्रमाणेंच काकड्या, 
खरबुजे, शाकभाजी, कांदे, लसुण यांचीहि . आम्हांस 
आठवण होते; ६ आमचा. जीव सुकून गेला आहे; 
येथें कांहींच नाहीं; येर्थे पाहावें. तों ह्या मात्नाखेरीज 
क्रांहीएक दष्टीस पडत नाहीं. ७ हा मात्ना धण्यासारखा 
असून त्याचा रंग मोत्याच्या रंगासारखा होता. ८ लोक 
:चोहोंकडे फिरून -तो जमा करीत व जात्यांत दळीते 
किंवा उखळांत कुटीत आणि मग. भांड्यांत शिजवून 
त्याच्या. भाकरी करीत; तेलांत तळलेल्या पुरीसारखी 
त्याची चव. असे. ९ रात्रीं तळावर दंब पडले म्हणजे 
त्याबरोबर मात्रा पडत असे. १० सर्वे कुदुंबांतील लोक. 
आपआपल्या तंबूंच्या दारांशीं येऊन रडत आहेत व 
त्यांच्यावर परमेश्वराचा कोप फार भडकला आहे, हँ 
मोशानें ऐकले तेव्हां त्याला फार बाईट वाटलें. 
११ मोले परमेश्ररास म्हणाळा* ते. आपल्या दासाला 
दुःख कां देत आहेस. तूं आ. सवे लोकांचा « भार 
मजवर घालीत आहेस, यावरून तुझी. मजवर कृपादष्टि 
नाहींशी दिसते; असें कां? १२ तूं मला सांगतोस कीं 
जसा पिंता तान्ह्या बाळास. वाहून नेतो तसें. तूं. यांस, 
यांच्या पर्वजास सफॅथपू्वेक. देऊं. केलेल्या दशाप्रत 


१५६ 


अ« ११:१३-३२३ 





आपल्या. उराशी. धरून घेऊन जा; तर मीं या 
सर्वे लोकांचें गर्भघारण केलें आहे काय£ ह्या सर्वास मी 
प्रसवर्लो आहें. काय £ १३ या सर्वे लोकांस पुरेल 
एवढें मांस मी कोठून आणूं १ ते मजकडे रडगाणे 
करीत आहेत. कीं आम्हांस खावयास मांस दे. 
' १४. माझ्या एकदट्याच्यानें. या सवे लोकांचा भार 
साहवत नाहीं, तो मला अतिशयित जड जात आहे. 
_ १५ मजशी असेंच वर्तन ठेवण्याची तुझी . इच्छा 
असली तर मजवर तुझी ढळृपादष्टि असल्यास मला 
एकदाचा मारून टाक; माझी दुदेशा मला पाहु देऊं नको. 
.. १६ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें,. तुझ्या माहिती 
सेळे इस्राएल लोकांचे जे वडील :ब॒ सरदार आहेत 
सतर जण निवेहून. त्यांस. दशनमंडपाच्या दारीं 
, ब तेथें त्यांनी तुजबरोबर, . उभें राहावें. 


१100100) 
7511: 
डर 

| 
9 

बै 

बँ 

ब्र 


त्याग करून त्याच्यासमोर असें रडगाणें गाइलें कीं आम्ही 
मिसर देशांतून निघालो. कशाला £ २१ मोझे म्हणाला 
ज्या शोकांमध्यें मी आहें. त्यांचें पायदळच सहा लाख 
आहे आणि तू म्हणतोस कीं. ते महिनाभर खात 
राहतील एवढें मांस मी त्यांस देईन. २२ त्यांस पुरें 
' साढच्यासाठी . सर्व गुरेंढोरें व शोेरडेमेंढरे यांचा वध 


तील सवे मासे त्यांच्यासाठी घरून आणावे काय ? 

२३ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, परमेश्रराचा हात 
तोकडा झाला आहे काय ई माझें म्हणणें तुझ्य़ा प्रत्ययास 
येतें की नाहीं हे. तू आतां. पाहज्ील. २४ मोझानें . 
बाहैर जाऊन लोकांस . परमेश्वराचे म्हणणें कळविर्ले; 
मग त्यानें: लोकांतल्या वडिलांपेकी सत्तर जण निषहन 
घेऊन ' तंबभोवती उभें.केले. , २५ मग परमेश्ररानें 
मेघाच्या ठायी. उतरून मोशाशी भाषण केलं आणि त्याच्या 
ठार्यीच्या देवी स्फूर्तीतठी . कांही घेऊन त्या सत्तरे 
वडिलांच्या ठायीं घातली; तेव्हां त्यांजवर आत्मा 
उतरतांच ते संदेश सांगूं लागले; त्यानंतर पुन्हा त्यांनी 
संदेश सांगितला नाहीं.. २६ त्या वेळीं दोन पुरष 
छावणींतच राहिले होते, त्यांतील एकाचे नांव - एलदाद व 
दुसऱ्याचे नांव मेदाद. असें होतें; त्यांच्यावरहि आत्मा 
उतरला, ज्यांची 


म्हणाला, मोझे, माझ्या 


गेलं । स्वामी, त्यांला मनाई कर. २९ मोझे त्यास म्हणाला 


माझ्याकरिता तू त्यांचा हेवा करतोस काय ? परमेश्वराचे 
आत्मा त्या संवौच्या ठावी घातला असता तर किती बरे 
होतें | ३० मग्र मोझे. इस्राएलाच्या बडीलजनांसह 
छावणींत गेला. ३१ नंतर परमेश्वराप,सून वायु सुटला 
व त्यानें समुद्रवरून लावे आणिले; ते छावणीवर व 
तिच्यासमोवतीं इतके आले कीं. छावणीच्या अलीकडे 
पलीकडे एक दिवसाच्या मजलेपर्यंत जमिनीच्या 
पृष्ठभागावरळा दोन हात उंच प्रदेश त्यांनी . व्यापला. 
३२ तो सगळा दिवस, सगळी रात्र, दुसराहि 
सगळा दिवस लोकांनीं उठून ते लावे गोळा केळे; 
ज्यानं सवत कमी गोळा केले ते दहा होमर भरले; 


करावा काय १. अथवा त्यांस पुरे पाढण्यासाठी ससुद्रो- | आणि त्यांनी ते.. सगळ्या छावणीच्या चोहों बाजूंस 
१५७ 


अ० ११५३२-१३:१८ 





पसरून ठेविले. ३३ लाव्यांचें मांस. त्यांच्या दाढांखाली | मनुष्य आईेच्या पोटांतून निघतो त्याप्रमाणे ही मिर्याम 


असुन ते आतां ते चावणार तों परमेश्वराचा क्रोध 
त्याजवर भडकला व त्यांने तीत पटकी पाठवून 
त्यांचा संहार केला. ३४ त्या स्थलाचें नांव कित्रोथ- 
हत्तत्वा ( सोस घेणाऱ्यांच्या कबरा ) असें पडलें, कारण 
ज्या लोकांनी सोस घेतला त्यांचीं प्रेते त्या ठिकाणीं 
पुरली होती.. २५ -कित्रोथ-हत्तव्वा येथून कूच करून 
हसेरोध येथें जाऊन ते राहिले. . 

-__ *_ १ सोशांनें कुत्ती लोडंतली एक खत्री बायक्रो 
१ २ केलो होती म्हणून मियाम व अहरोन हीं त्याची 
अ निंदा करू लागलीं. २. तीं म्हणाली, परमेश्वर 
केवळ मोश्ाशींच बोलला आहे. काय : आम्हांशीं नाहीं 
कां - बोलला १ हें त्यांचें बोलणें परमेश्वराने ऐकले. 
३ मोशे हा पुरुष तर भूतलावरील सर्वे मुष्यांहून 


मत्र होता. ४ परमेश्वराने मोरे, अहरोन व मियोम 


यांस एकाएकीं सांगितळें कीं तुम्ही तिघे दर्शनमंडंपा 
कडे या. तेव्हां तीं तिघे. तिकडे गेलीं. ५ परमेश्वर 


ऐका, तुमच्यामध्ये कोणी संदेष्टा असल्यास भी त्यास 
आणि स्वपञांत मी त्याशी भाषण 
माझा सेवक मोझे तसा नाही, माझ्या 
विश्वासू आहे. ८ मी त्याजशीं प्रत्यक्ष 
बोलत. असतों, गूढ अर्थानें बोलत नसतो; 


डर वू 


पर्डत असतां त्यांची निंदा करावयास तुम्हांस भीति 
“_ कशी नाही वाटली १ .९. मग परमेश्वराचा क्रोध त्यांजवर 
भडकला व त्याने तेथून ग्रमन केलें. १० तंबूवरून 
मेघस्तंभ निघून गेला तो इकडे मिर्ग्राम कोडानें बर्फा- 
सारखी पांढरी झाली; अहरोनाने मिर्यामिकडे पाहिलें 
. तों ती कोडी बनली आहे असें त्यास दिसले. ११ मग 


अहरोन मोशाल् म्हणाला, माझ्या प्रभू, आम्हीं दोघांनीं. 


मृतवत राहु दे$ नको. १२ तेव्हा मोशारने परमेश्वराचा 
धावा केला कीं, हे देवा, दया करून हिला बरें कंर. 
१४ परमेश्रर मोशाला म्हणाला, तिचा बाप तिच्या 
तोंडावर केवळ थुंकला असता तर तिला निदान सात 
दिवस लाज वाटली नसती काय? म्हणून सात दिवस 
तिला छावणीबाहेर कोंडून ठेव, रतर तिला छावणीत 
येऊं दे. १५ त्याप्रमाणें मिर्याम हिला सात दिवस 
छावणीबाहेर कोंडून. ठेविलें; मिर्याम पुन्हा छावणीत 
येईपर्यंत लोकांनी. आपला तळ हालबिला नाहीं. 
१६ यानंतर हसेरोथ येथून कूच करून त्यांनीं पारान 
नांवाच्या रानांत डेरे दिले 
१ परमेश्वराने मोशाला सांगितठें, २ मी 
१ छे इत्लाएक लोकांस कनान देश देत आहें 
तो हेरण्यासाठी मनुष्ये पाटीव; - प्रत्येक वंजामा्गे 
एक एंक सरदार पाठीव. २ परमेश्वराची मोशाला 
आज्ञा झाली त्याप्रमाणे त्यानें पारान रानांतून लोक 
पाठविळे; ते सगळे इद्लाए७ लोकांचे सरदार होते. 
४ त्यांचीं नांवे. हीं : रऊबेन वंशांतठा जाक्कुराचा पुत्र 
शम्मुवा, ५ शिमोनाच्या वंशांतला होरीचा पुत्र शाफाट, 
६ यहूदाच्या वंश्ांतला यफुमेचा पुत्र कालेब, 
७ इस्साखाराच्या वंशांतला योसेफाचा पुत्र इगाल, 
८ एफ्राइमाच्या वंशांतला नूनाचा . पुत्र होशा, 
९ बन्यामीन वेशांतला रापूचा पुत्र पालती, १० जबुलून 
वंशांतला सोदीचा पुत्र गाहीयेल, ११ योसेफ वंशांतल्या 


दृष्टीस  मनरशे कुळांतळा सुसीचा पुत्र ग्राही, १२ दान 


वंशांतला गमसाढीचा पुत्र. आम्मीयेळ, १३ आश्षेर 
वंशांतला मिक्राएलाचा पुत्र सतुर, १४ नफताली 
वंशांतला वाप्सीचा पुत्र नाहव्बी, १५ आणि गरादाच्या 
वैशांतला माकीचा पुत्र गऊवेलं. १६ देश हेरण्यास 
मोशानें पुरुष पाठविले त्यांचीं नांवें हीं होतों. नूनाचा 
युत्र होशा याचें मोद्यार्ने यहोशवा असें नांव ठेबिलें. 
१७ मोझशानें त्यांस कनान देश हेरावय़रास पाठविलें, 


मूर्खपणानें वागून पातक केलें, त्याचा दोष आम्हांवर ठेवूं । तव्हां त्यानें त्यांस सांगितलं कीं येथून दक्षिण देशावरून 


नको. १२ शरीरं अर्धे गलित झालें आहे असा कोणी | पहाडी प्रांतांत जा; 


१८ .आणि देश केसा आहे, 


१५८ 


_ 


से. थोडे आहेत कीं फार आहेत, १९ ते लोक 
'रहातात तो देश बरा आहे कीं वाईट आहे, आणि 
'त्वांची वस्तीची. नगरे उघडी आहेत कीं तटबंदीची 
आहेत, २० तसेंच तेथील. भूमि सुपीक आहे कीं 
नापीक आहे, त्यांत झाडेंझुडें आहेत. कीं. नाहींत हॅ 


अनाकाचे वँशंज राहत होते; हें हेबोन 


शर्त 
टता 


| मम ते अध्कोल नाल्यापा्शी आले; तेथें 
द्राक्षांच्या धोसासहित 


$ दैवी 


मंडळी यांजपाशीं येऊन दाखल झालि. .आणि त्यांनीं त्या 
मंडळीस. सवे ब्रत्तांत सांगितला व त्या देशची फळें 
त्यांस दाखविली. २७ त्यांनीं मोशाला सांगितलें: ज्या 
देशी तं आम्हांस पाठविलें तो देश आम्ही पाहिला: 
त्यांत खरोखरच दुधामधाचे प्रवाह वाहत आहेत; 
तेभलीं हीं फळें पाहा. २८ मात्र त्या देशचे रहिवासी 
महाबलवान्‌ आहेत आणि. तेथलीं नगरें तटबंदीची असून 
फार मोठीं आहेत; दैर्थे अनाकाचे वंझजहि आम्ही 
पाहिले २९ दक्षिण प्रांतांत अमालेकाची वस्ती आहे; 
पहाडी प्रदेशांत हित्ती, यबूसी आणि अमोरी हे 
राहतात; आणि समुद्रकिनाऱ्यावर व यार्देनतीरी कनानी 
लोकांची वस्ती आहे. ३० तेव्हां मोशाच्या - समोर 
आलेल्या लोकांस शांत करून कालेब म्हणाला, आपण 


मिसरांतील सोअन . शहरापूर्वी सात वर्षे वसलें | 





अ० १३५१८-१४४१« 
त्या देशावर "आतांच्या आतां चढाहे करून जाऊन तो 
घेऊं; तो जिंकण्यास आपल्याला ताकद आहे; २१ पणं 
जे पुरुष त्याजबरोबर गेले होते ते म्हणाळे, त्या 
लोकांवर . स्त्रारी करण्यास आपल्याला ताकद ॒ नाही, 
कारण ते आपल्याहून बलाढ्य आहेत. ३२ त्याप्रमाणेच, 
जो देश हेरून ते आले त्याविषयी इद्लाएल लोकांस 


त्यांनी अज्ञी अनिष्ट बातमी दिली कीं भूमि तेथील 











. | रहिवाऱ्यांस प्रासून टाकणारी आहे; तेथील लोक आम्ही 


पाहिले ते मोठे घिप्पाड आहेत. ३३ तेथें नफिठीम 
नफिली . घराण्यांतील  अनाकाचे 


१ तेव्हां : सवे मंडळीने हेल काहून विलाप 
अहरोन यांच्याविरुद्ध. कुरकुर 


बै 


म्हणाळे, जो देश हेरीत आम्ही चोहोकडे फिरलो 
तो अतिशयित उत्त आहे. ८ परमेश्वर आम्हांवर 
प्रसन्न झाला तर तो त्या दुधामश्लाचे प्रवाह वाहणाऱ्या 
देशांत आम्हांस नेऊन तो देल. ९ तुम्ही 
परमेश्वराविरूदध बंड मात्र करूं नका, अथवा त्या देशाच्या 
लोकांची भीति घरूं नका, ते आमचें भक्ष्य होणार, 
त्यांचा आधार तुटला आहे, आम्हांबरोबर परमेश्वर 
अहे; त्यांची भीति धरूं नका; १० पण सवे मंडळी 


१५९ 


अ० १४:१०--२४ 
_ लागली कीं यांला दगडमार करा. तेव्हां दरीन- 
मंडपांत परमेश्वराचे तेज सवे इल्लाएल लोकांच्या 

११ मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, हे लोक कोठ- 
ऱ्वर माझा तिरस्कार करणार ? आणि यांच्यामध्यें मीं 
दाखविलेली सगळीं चिन्हें पाहूनहि दे मजवर कोठवर 
विश्वास ठेवणार नाहींत £ १२ मी त्यांस मरीनें मारून 
-टाकिर्तो व त्यांच्या . वतनावरून त्यांचा वारसा काहून, 
-टाकून तु्झ्ेंच त्यांच्याहून मोठें व प्रबळ राष्ट्र करितों. 
१३ मोझे परमेश्वरास म्हणाला, तू आपलें सामध्ये 
दाखवून या लोकांस मिसरी लोकांतून काहून आणिलें 
आहे, हें त्यांनीं ऐकळें “आहे एवढेंच नव्हे तर 
१४ हें त्यांनीं या देवाच्या लोकांसहि कळविें आहे; 
स्त्यांनी. तर ऐकलेच असेल कीं तूं परमेश्वर या लोकांच्या 
ठायी वसत असून त्यांस प्रत्यक्ष दीन देतोस, तुझा 
मेघ त्यांजवर राहतो आणि दिवसां मेघस्तंभांत व 
रात्री आमिस्तंभांत राहून तू त्यांच्यापुढे चालत 
असतोस. १५ आतां तू. र्‍या लोकांस समूळ मारून 
ऱयकिळें तर ज्या ज्या राष्ट्रनी तुझी कीर्ति ऐकली 
आहे. ते. म्हणतील, १६ जो देश परमेश्वराने या 
-लोकांस प्रतिश्लेनें देऊं केला तेथें त्यांस त्याच्याने घेऊन 
आववळें नाहीं म्हणून रानांतच त्यांस त्यानें मारून 
-ठाकिठे. १७ तर आतां हे परमेश्वरा, तुझ्या म्हणच्या- 
प्रमाणें तुझा महिमा दाखीव; तं. म्हटलें आहे कीं 
१८ परमेश्वर मंदकोघ, दयेचा सागर, अधर्म व 
__ अपराध यांची क्षमा करणारा, जे. दोषी असतील 
__ त्यांच्या दोषांवर झाकण न घालणारा असा आहे; तो 
खडिलांच्या अधमोबद्दल पुत्रपौत्रांच्या तिसऱ्या व चौथ्या 
पिढीपर्यंत समाचार घेतो. १९ तुझ्या थोर दयेनुसार 
मिसर देशापासून येथपर्यंत जशी तूं या लोकांस अघर्माची 
क्षमा केली तशी या वेळींहि त्यांच्या अधमोची क्षमा 
कर. २० परमेश्वर म्हणाला, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मी 
करितों; २१ पण माझ्या जीविताची शपथ, अखिल 
"पृथ्वी मरून टाकणाऱ्या परमेश्वराच्या महिम्याची शपय; 
२९ या सवे लोकांनीं माझा महिमा आणि मिसर | 





देशांत व रानांत मीं दाखबिलेलीं चिन्हे पाहूनहि 
दहादा माझी परीक्षा पाहिली आणि माझें सांगणें 
ऐकलें नाहीं; २३ म्हणून जो देश मीं त्यांच्या पूवेजांस 
शपथपूर्वक देऊ केला आहे तो खरोखर त्यांच्या दृष्टीस 
पडावयाचा नाहीं; माझा ज्यांनीं तिरस्कार केला ते 
कोणीहि तो देश पाहणार नाहींत; २४ माझा दास 
कालेब यांची व्रत्ति निराळी आहे व तो पूर्णपणे मला 
अनुसरला आहे म्हणून ज्या देशांत तो गेला होता त्या 
देशांत मी त्यास मात्र नेडेन व त्याचा वंश तेर्थे वतन 
पावेल. २५ अमालेकी व कनानी यांची तळवटींत 
वस्ती आहे म्हणून उद्यां वळसा घेऊन कूच करा आणि 
तांबड्या समुद्राच्या मागीनें रानांत जा. 

२६ परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांस सांगितलें, 
२७ ही जी दुष्ट मंडळी मजविरूद कुरकुरत आहे तिचें 
मी कोठवर सोस? हे जे इखाएल लोक मजबिश्द 
कुरकुरत आहेत त्यांच्या कुरकुरी माझ्या कानावर 
आल्या आहेत; २८ म्हणून तूं त्यांस सांग, परमेश्वर 
म्हणतो: माझ्या जीविताची शपथ, तुमचें. म्हणणें 
माझ्या कानीं आलें आहे तदनुरूप मी तुमचें करीन; 
२९ तुमची प्रेते या रानांत पडतील, आणि गणती- 
प्रमाणें तुमच्या सवोपैक्री वीस वषाचे व त्याहून अधिक 
वयाचे मजविरुद्ध कुरकुर करणारे असे ३०- तुम्ही 
कोणीहि ज्या देशांत तुम्हांस वसवीन अशी मी शपथ 
वाहिली आहे त्यांत जाणार नाहीं; यफुन्नेचा पुत्र कालेब 
व नूनाचा पुत्र यहोशवा हे मात्र जातील. २9 ज्या 
तुमच्या मुलांबाळांविषयीं तुम्ही म्हणालां कीं यांची लूट 
होईल त्यांस मी त्या देशीं पोंचवीन, आणि जो देश 
तुम्हीं तुच्छ मानिला आहे तो देश ते भोगितील; 
३२९ पण तुमची त्वतांचीं भ्रेते यो. रानांत पडतील. 
३३ तुमची प्रेतें या रानांत पंडून नष्ट होत तोंपर्यंत 
चाळीस वर्षे तुमचीं मुलेंबाळें तुमच्या व्यमिचाराचें 
फळ भोगीत रानांत भटकत राहतील. ३४ देश 
हेरावयाला जे चाळीस दिवस लागले त्यांतून प्रत्येक 
दिवसाला एक वर्ष जशीं चाळीस वर्षे तुम्ही आपल्या 
दुष्कमौचा भार वाहाल, आणि तुम्हांस माझ्या प्रतिकूल 


१६० 


अ० १४:३४-११"५:२० 





_ अनुभव घडेल. ३५ मी परमेश्वर हें बोललों 
आहे, जी दुष्ट मंडळी मजविरूद जमली आहे तिचें मी 
असें खरोखर करीन; तिचा या. रानांत विध्वेस होईल, 
ली मरून जाईल. ३६ नंतर मोशानें देवा हेरण्यास 
पाठविलेल्या ज्या पुस्षांनी परत येऊन देशाविषयी 
अनिष्ट बातमी सांगितली होती आणि सर्व मंडळीस 


परमेश्वराविर्दध कुरकुर करण्यास च्िथविलें होतें, 
३७ ते देशाची अनिष्ट बातमी देणारे पुरुष मरीनें 
परमेश्वरासमोर मृत्यु पावले. २३८ तथापि देश 
हेराबयास गेलेल्या पुरूपंपैकी  नूनाचा पुत्र 
यहोशवा आणि यफुक्नेचा पुत्न कालेब हे जीवंत राहिले. 
३९ मोशानें इलाएल लोकांस हें सांगितलें तेव्हां त्यांनीं 
फार विलाप केला. ४० मग ते मोठ्या पहाटेस उठले 
आणि पवेताच्या शिखरावर चहून म्हणाले, आमच्या- 
कहून अपराध घडला पण आम्ही आतां तयार आहों; 
परमेश्वराने बचन दिलेल्या स्थानी आम्ही जाऊं. 
४१ तेव्हां मोशे म्हणाला, परमेश्रराच्या आहेचें 
उश्लेधन कां करितां £ यांत तुम्हांस यश यावयाचे नाहीं. 
४२ परमेश्वर तुमच्यामध्ये नाही म्हणून चढाई करूं 
नका, कराल तर शत्रूककन तुमचा संहार होईल. 
इ३ पाहा, तुमच्यापुढे अमालेकरी अ कनानी लोक आहेत 
म्हणन तुम्ही तरवारीने पडाल: तुम्ही परमेश्रराचें 
भलुसरण करण्यास सोहन मागे फिरलां आहां. म्हणून 
थवरमेश्वर तुम्हांबरोबर राहावयाखा नाहीं; ९7 पण ते 
थिंटाई करून पर्वताच्या शिखरावर चढले; तरी 
थरमेश्वराच्या करारा,्वा कोश आणि मोझे हे छावणीतून 
हाळळे नाहींत. ४५ तेव्हां त्या पवेताबर राहणारे 
अमालेकी ब कनानी योनी खाली उतरुन त्यांस मार 
देत दमापर्यंत पिटाळून लाविलें. 


१ परमेश्रर मोशाला म्हणाला, २ इक्लाएल 
१९ लोकांस सांग: मी तुम्हांस तुमच्या वस्तीसाठी 
देऊं केलेल्या देशी तुम्ही जाऊन पोइंचाल; 


३ आणि प्ररमेश्रराप्रीत्यर्थ गुरेंढोरें किंबा शेरडेमेंदरें यांचें 


सुवासिक इब्य करोगे म्हणून परमेश्वराप्रीत्य्य हतन कराल, 
"११ 


मग तें होमबलीचें असो किंवा तो नवस फेडण्यासंबंधाचा, 
खुक्षीनं दिलेल्या बलीसंबंधाचा किंवा तुमच्या नेसिलेल्या 
सणांतला यज्ञ असो, ४ तेव्हां यज्ञ करणाऱ्याने प्रत्येक 
कोकरराबरोबर " परमेश्रराप्रीत्य्थ एक चतुर्थाश हिनभर 
तेलांत मळलेल्या एक दशांडॉा एफा सपिठाचें अन्नापैण 
करावें, ५ आणि चतुर्थौश हिन द्राक्षारसाचे पेयापण करावें. 
६ दर मेंढ्यामागे एक तृतायांशा हिन तेलांत 
मळलेल्या दोन दशमांशा एफा सर्पिठाचं अन्नार्पण करावें, 
७ परमेश्वरास सुवासिक हव्य म्हणून एक तृतीयांहा हिन 
द्राक्षारसाचें पेयापण करावें. ८ तुम्ही परमेश्रराप्रीत्यर्थ 
होमबलि अथवा नवस फेडण्यासाठी बॉलि किंवा शांत्य- 
पैणांचा बलि म्हणून गोऱ्हा अपाल तेव्हां ९ गोऱ्ह्याचें 
अर्पण करणाऱ्याने त्याजबरोबर अर्धा हिन तेलांत 
मळलेल्या तीन दशमांश एफा सपिठाचें अन्नार्पण करावें. 
१० परमेश्वराप्रीत्यर्थ्र सुवासिक हव्य म्हणून. अर्था हिन 
द्राक्षारसाचे पेय्यापण करावें. ११ प्रत्येक गोऱ्हा, प्रत्येक 
मेंढा, प्रत्येक कोकरू व प्रत्येक करडू यांसह वर 
सांगितल्याप्रमार्ण अपंण करावें. १२ तुमच्या यशपूच्या 
संख्येप्रमाणे प्रत्येकासह  याम्रमार्णे अर्पण करावें. 
१३ देशांत जन्मलेले कोणी परमेश्वराप्रीत्यथ्न सुवासिक 
हव्य आर्पितील त्या समयी त्यांनीं असेंच करावे. 
१४ तुमच्याबरोबर राहत असलेल्या अथवा पिढ्यान. 
पिढ्या तुमच्यामध्ये वस्ती करून राहिलेव्या कोणा पर- 
देशीमाला हॅ सुवानिक हव्य अपावयाची इथ्छा झाली. तर. 
तुमच्याप्रमा्णेच त्यानंहि कराबॅ. १५ एकंदर सर्ब मंडळी- 
साठी म्हणजे तुम्हांसाठी व तुम्हांबरोगर राहणाऱ्या पर- 
देशीयासाठी एकच विधि: तुमच्या पित््यानपिदरया तुम्हांस 
हा निरंतरचा विधि होय; परमेश्रराला जसे. तुम्ही 
तसाच परदेशीयहि होय. १: तुम्हांसाठी ब॒तुमच्या- 
बरोबर राहणाऱ्या परदेशीयासाठी एकच नियम व एकच 
, विधि असाबा. 

१५ परमेश्रर मोशाला म्हणाला, १८ इस्राएल लोकांस 
सांग: ज्या देशांत मी तुम्हांस नेत आहे तथे १९ त्या 





देशांतर अन्न खाल तेव्हां तुम्ही त्यातल कांही परमेश्ररा- 
प्रीत्यर्थ समर्पित अंश म्हणून आअपावे. २० प्रथत 


१६१ 


अ० १५२०-१८४४ 


ग्रभना 





मळलेल्या कणिकेची एक पापडी परमेश्वरांप्रीत्य्थ समर्पित 
अंश म्हणून अपोवी; तुम्हीं आपल्या खळ्यांतला समर्पित 
अंश म्हणून आर्पितां त्याप्रमाणे ही अपीवी. २१ तुम्हीं 
पिढ्यानपिढ्या आपल्या प्रथम मळलेल्या कणिकेचा 
कांहीं भाग समर्पित अंश म्हणून परमेश्वराला अर्पावा. 

२२ परमेश्वराने मोशास दिलेल्या या सगळ्या 
आज्ञांपकीं कोणतीहि जर तुम्ही कोणी चुकून मोडाल, 
२३ म्हणजे अर्थात्‌ मोशाच्या द्वारे. परमेश्वर आज्ञा देऊं 
लागला त्या दिवसापासून पुढें तुमच्या एकंदर पिढ्यान- 
पिढ्या परमेश्वराकडून मिळालेल्या ज्या सगळ्या आश्ञा 
त्यांपैकी एकादी चुकून मोडाल, २४ आणि मंडळीस 
नकळत ही चूक घडली असली, तर सवे मंडळीर्ने परमे- 
श्वरास सुवासिक हव्य म्हणून एका गोऱ्ह्याचा होमबलि 
द्यावा व त्याबरोबर नियमानुसांर त्याचें भन्नार्पप व 
पेयापंण द्यावे आणि पापार्पणासाठीं एक बकरा द्यावा. 
२५ मग याजकाने इसाएल लोकांच्या सवे मंडळीसाठीं 
प्रायश्चित्त करावें, म्हणजे त्यांस क्षमा होईल; कारण 
त्यांचें पाप केवळ चुकून झालें असून त्यांनीं आपल्या ह्या 
चुकीबद्दद आपर्ले अपेण म्हणजे परमेश्वराप्रीत्यथ हव्य 
आणि आपला पापबलि त्याजसमोर आर्पिला आहे. 
२६ त्याचप्रमाणे इल्लाएठछ लोकांच्या सर्वे मंडळीचे व 
त्यांच्यामध्ये वस्ती करणाऱ्या परदेज्ीयांचेंहि पाप क्षमा 
करण्यांत येईल; कारण या सवे लोकांसंबंधाने ही चूक 
मकळंत झालेली आहे. २७ कोणी एकादा मनुष्य 
खुकीने पाप करील तर त्यानें एक वर्षाची बेकरी 
पापबलि म्हणून अपोवी.. २८ याजकार्ने त्या चुकून 
पाप करणाऱ्यासाठी परमेश्वरासमोर प्रायंश्वित करावें. 
२९ चुकून कांहीं कृत्य करणारा, मग तो इस्राएल 
लोकांत जन्म पावलेला स्वदेशीय असो किंवा तुमर्च्यांत 
राहणारा परदेशीय असो, त्या सर्वांबिषयीं तुम्हांस 
एकच नियम. २० जाणूनबुजून कांहीं कृत्य 
करणारा पुरुष, भग तो स्वदेशीय असो कीं परदेशीय 
असो, परमेश्वराची निंदा करणारा होय; त्या मनुष्याचा 
स्वजनांतून उच्छेद व्हा. ३१ जो परमेश्वराचे वचने 
सुर्छ समजतो वे त्याच्या आज्ञा मोडितो त्याचा सर्वेस्दी 


उच्छेद व्हावा; त्याच्या दुष्कर्माचें त्याला फळ मिळेल. 

३२ इखाएल लोक रानांत राहत होते तेव्हां एका 
शब्बाथवारी एक मनुष्य लाकडे गोळा कारितांना 
आढळला. ३३ ज्यांस तो मनुष्य लाकर्डे गोळा करितांना 
आढळला ते त्यास मोझे, अहरोन व सर्वे मंडळी यांज- 
कडे घेऊन गेले. ३४ त्यांनी त्यास अटकेत ठेविलें, 
कारण असल्या मनुष्याचे काय करावें याविषयीं कांही 
स्पष्ट सांगितळें नव्हते. ३५ तेव्हां परमेश्वराने मोशाला 
सांगितलें, ह्या मनुष्याला अवश्य जिवें मारावे: 
मंडळीच्या सर्वे लोकांनीं छावणीबाहेर त्यास दगडमार 
करावा. ३६ तेव्हां सवे मंडळीने त्यास छावणीबाहेर 


नेऊन दगडमार केला आणि तो मेला; परमेश्वराने 
मोशाला आश्ञा दिली तसें त्यांनीं केलें. 
३७ परमेश्वर मोझाला म्हणाला, ३८ इस्राएल 


लोकांस आह्ञा कर कीं त्यांनी पिढ्यानपिढ्या. आपल्या 
वर्षांच्या काठांस गेडि लावावे, आणि “प्रत्येक 
काठाच्या गोंड्यांवर निळ्या रंगाची फीत लावावी: 
३९ ह्या गोंड्यांचा उदेश असा कीं ते तुमच्या नजरेस 
पहून परमेश्वराच्या सगळ्या आक्चांचें तुम्हांस स्मरण 
व्हावे, व तुम्हीं त्याच्या आज्ञा पाळाव्या; आपल्या 
मनास येईल तसा व आपल्या नजरेस येईल तसा 
तुम्ही व्यभिचार करीत आलां तसा करूं नये; ४० तर 
तुम्ही परमेश्वराच्या सवे आज्ञांची आठवण करून त्या 
पाळाव्या व आपत्या देवाप्रीत्यर्थ पवित्र व्हावे. ४१ तुमचा 
देव व्हाव म्हणून ज्यानें तुम्हांस मिसर देशांतून 
बाहेर आणिलें तो भी परमेश्वर तुमचा देव आहे. 


१ कोरह बिन इसहार बिन कहाथ बिन 

१६ लेवी, आणि रऊबेन वंशांतील अलीयाबाचे पुत्र 
दाथान व अबीराम आणि ओन बिन पेलेथ 

२ हे इस्राएल मंडळींतले कांहीं लोक म्हणजे मंडळीचे 
अडीचर्झे सरदार बरोबर घेऊन मोशावर उठले; हे 
सरदार लोकप्रतिनिधि असून अब्रूदार पुरुष होते; 
३' ते मोझे व अहरोन यांजविर्ुद उठून त्यांस म्हणाले, 
तुम्ही फारच आढ्यतता मिरवितां. ४ मंडळींतील प्रत्येक 


१६२ 


पवित्र - आहे आणि परमेश्वर त्यांच्या ठायीं आहे, 
त्तर तुम्ही परमेश्वराच्या मंडळीवर वर्चस्व कां चालवितां 
हे. ऐकून मोशे उपडा पडला, ५ तो कोरह व त्यांचे 
साथीदार यांस म्हणाला, परमेश्वराचे कोण व पवित्र 
कोण हँ परमेश्वर उद्यां सकाळीं दाखवील व त्यांस 
आपल्यासमीप येऊं देईल; ज्यांस तो निवडील त्यांस 
तो आपल्यासमीप येऊं देईल. ६ तर आतां, हे कोरह, 
तू आणि तुझे सवे सोबती धुपाटणीं घ्या; ७ आणि 
उद्यां त्यांत अपि ठेवून परमेश्वराला धूप दाखवा; मग 
परमेश्वर ज्यास निवडून घेईल . तोच पवित्र ठरेल; 
लेब्याचे वंदाजहो, तुम्हीच आढ्यता मिरविणारे आहां: 
८ मग मोझे कोरहास म्हणाला, लेव्याचे वंशजहो, ऐका: 
«तुम्ही परमेश्वराच्या निवासमंडपाची सेवा करावी 
आणि मंडळीची सेवा करण्यासाठीं त्याजसमोर उभें राहावें 
म्हणून परमेश्वराने तुम्हांस आपल्यासमीप येऊं दिले; 
या कार्यासाठी परमेश्वराने तुम्हांस इस्राए लोकांच्या 
मंडळींतून वेगळें केलें हें थोडें झालें काय£ १० तुला 
व. तुझ्या सवे लेवीय भाऊबंदांस परमेश्वराने आपल्या- 
समीप घेतलें असून याजकाचें पदहि तुम्ही मिळवू 
पाहतां काय १ ११ यासाठींच तूं आणि तुझ्या- 
बरोबरची सवे. मंडळी परमेश्वरावर उठली आहे; 
अहरोन तो काय कीं तुम्ही त्याजविरुद्ध कुरकुर करीत 
आहां? १२ मोझानें अलीयाबाचे पुत्र दाथान व अबीराम 
यांस बोलावें पाठविळें, पण त्यांनी म्हटलें, आम्ही येत 
नाहीं; १३ तूं आम्हांस या रानांत मारून टाकण्यासाठी 
दुधामधाचे प्रवाह वाहणाऱ्या देझांतून काढून आणिलें हॅ 
थोर्डे झालें म्हणून आमच्यावर आधिपत्य चालबितोस £ 
१४ शिवाय, दुधामधाचे . प्रवाह वाहणाऱ्या देशांत 
तूं. आम्हांस मुळींच आणिलें नाहीं अथवा शेते व 
द्राक्षमळे यांचें वतन आम्हांस दिलें नाहीं; या लोकांचे 
डोळे अंधळे करितोस काय? आम्ही येत . नाहीं. 
५५ तेव्हां मोशाचा कोप भडकला व तो परमेश्वरास 
म्हणाला, त्यांच्या अर्पणाकडे पाहूं देखील नको; मीं 
त्यांतल्या कोणाचं एक गाढवहि घेतें नाहीं, कोणाची 
कांहींएक हानि केली नाहीं. १६ मग. भोशे कोरहास 





ञ० १९४४-१० 


म्हणाला, तूं उद्यां आपल्या सवे मंडळीसह अहरोना- 
बरोबर परमेश्वरासमोर हजर हो; १७ तुम्दी सर्व 
आपआपली धुपाटणीं घेऊन त्यांत धूप घाला; प्रत्येकाने 
आपले धुपाटणे ह्याप्रमाणे दोनशे पन्नास धुपाटणी 
परमेश्वरासमोर आणावी; तू आणि अहरोन यांनींहि 
आपआपर्ठे धुपाटणे आणा. १८ तेव्हां त्यांनी 
आपआपले धुपाटणे घेऊन त्यांत विस्तव ठेविला व त्यावर 
धूप घातला आणि मोशे व अहरोन यांजबरोबर ते 
दर्शनमंडपाच्या दाराशी उभे राहिले. १९ कोरहार्ने 
त्यांच्याबिरुद्द असलेली सगळी मंडळी दर्शनमंडपाच्या 
दाराशी जमविली, तेव्हां परमेश्वराने तेज संव 
मंडळीस दिसले. 

२० परमेश्वराने मोंशे व अहरोन यांस सांगि- 
तळे, २१ तुम्ही या मंडळींतून निराळे व्हा म्हणजे 
एका क्षणांत मी त्यांस भस्म करितों. २२ तेव्हां ते 
उपडे पडून म्हणाले, हे देवा, सर्वे जीवाल्म्यांच्या देवा, 
एका मनुष्यानें पाप केलें म्हणून सर्व मंडळीवर क्षोम 
करितोस काय? २३ मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, 
२४ मंडळीस सांग कीं तुम्ही कोरह, दाथान व अबी- 
राम यांच्या डेऱयांपासून दूर निघून जा. २५ तेव्हां 
मोशे उठून दाथान व अबीराम यांजकडे गेला आणि 
इस्राएल लोकांचे वडील त्याच्या पाठोपाठ गेले. २६ तो 
मंडळीस म्हणाला, तुम्ही या दुष्ट मनुष्यांच्या डेऱ्या- 
पासून दूर्‌ व्हा, त्यांच्या कोणत्याहि वस्तूला शिवूं देखील 
नका; शिवलां तर तुम्ही सर्व त्यांच्या पापांत सांपडून 
भस्म व्हाल. २७ मग ते कोरह, दाथान व अबीराम 
यांच्या. डेऱ्यांभोवताढून निघून गेले; आणि दाथान व 
अबीराम बाहेर निघून आपल्या बायकांमुलांसह 
आपल्या डेर्‍यांच्या दारीं उभे राहिले. २८ तेव्हां मोझे 
म्हणाला, मीं हीं सवे कार्मे आपल्याच मनार्ने केलीं 
नाहींत; तर हीं करावयास परमेश्वराने मला पाठविलें 
आहे. हे यावरून तुम्हांस. दिसून येहेल; २९ इतर 
मनुष्यांच्या मृत्युभ्रमाणें यांस मरत्यु प्रात झाला किंवा 
इतर सवे. लोऊांप्रमार्णेच- यांचे पारिपत्य झालें तर परमे- 
श्वरानें . मला पाठविलें नाहीं असें समजा; ३० पण 





१६३ 


अ० १६:१०-१७:६ 


गणना 





परमेश्वराने कांही अद्भुत गोष्ट घडविली आणि पृथ्वीने | 


आपलें 'तोंड उघडून यांस व यांच्या सवेस्वास ग्रासून 
टाकिले आणिं हे अधोलोकीं जीवंत जाऊन पडले, तर 
अर्से समजा कीं या लोकांनीं परमेश्वराला तुच्छ मानिलं 
आहे. ३१ हे त्याच सगळे शब्द बोलून संपतात तोंच 
त्या लोकांच्या पायाखालची भूमि दुभंग झाली, 
३२ आणि प्रथ्वीने तोंड पसरून ते, त्यांचीं कुटूंबे, 
कोरहाची “सगळी माणसें व त्यांची सब मालमत्ता ग्रासून 
- दाकिली. , ३३ ते व त्यांची सगळी माणसें जिशंत 
अधोळंकी जाऊन पडलीं आणि पृथ्वीने त्यांस गडप 
केलें आणि .मंडळींतून तीं नष्ट आलीं. ३४ त्यांच्या 
सभोवती. असलेले सर्वे इस्राएल लोक त्यांचा आक्रोश 
ऐकून पळून गेले. परथ्वी आम्हासहि गिकून टाका- 
बयाची असें ते :उम्हणाले. २५. मग परमेश्वरापासून 
अप्नि. निघाला, त्यानें त धूप माळणारे दोनशें पत्नास 

“३६. परमेश्रर मोझाला म्हणाला, ३७: अहरोन 
ग्रोजकाचा पुत्र एलाजार यास मांग कीं धुपाटेणीं अम्नींतून 
काढ ब॑तो आरम्नि विरून टाक, कारण तीं पविश्र 
आंहिंत; 3८ पाप केशन आपल्या जिवास सुकले त्यांचीं 
ली धुपाटणी थेऊन त्यांच पत्रे ठोकून नेदी: मढीव, 
कारण त्यांनीं तीं परमेथवराला समर्पण केल्यासुळे पंबित्र 
आहेत; . इद्वाएल लोकास ही. विन्हादाखेल होतील. 
३९ जी पितळंचीं धुपाटणीं अपीनं 'भश््म झालेल्या त्या 
* पुरुषांनी अर्पिली होती. ती. धऊन. एलाजार याजकाने 
त्यांचे प्रश्न टोकले व बेदी मढविली; ४० याचा हेतु 
असा की. अहरोन वंशाचा नव्हे अशा कोणी परक्यानें 
परमशरासमोर धूप जाळण्यास जाऊं बये याचें स्मरण 
इस्राएल लोकास राहावें; आणि परमेश्रांने मोशाच्या 
द्वारें सांगितल्याप्रमाणे कोरहाची . ब त्माच्या सोबत्यांची 
गति झाली तज्ली कोणाची होऊं नये. 

४0. दुसरे दिवशी इस्राएल लोकांची- सव मंडळी 
मोश ' आणि अहरोन यांजषर॑ उलटून त्यांस म्हणाली, 
तुम्ही. परमश्रराच्या लोकांस मारून टाकिले आहे. 
4२९ मंडळीतील लोक मोशे आणि अहरोन -यांजविद्द्ध 


जमा झाल्यावर . दरांनमंडपाकडे त्यांनीं दट केली तों 

त्यावर मेघानें छाया केली आहे आणि. परमेश्वराचे 
तेज प्रगट झालं आहे असें त्यांस दिसून आलं. ४३ मग 
मोहे आणि अहरोन दशनमंडपासमोर गोले, ४४ तेव्हां 
परमेश्वराने मोशास सांगितलें, ४'५ तुम्ही ह्या मंडळींतून 
एकीकडे व्हा, म्हणजे एका क्षणांत मी त्यांस भस्म 
करितों; तेव्हां ते उपडे पडले. ४६ मग मोशानें अह- 
रोनास सांगितलं, धुपाटणे घेऊन त्यांत वेदीवरला 
अभि धाल व त्यावर धूप ठेवून त्वरेने तो मंडळीकडे 
नेऊन त्यांच्यासाठी प्रायश्चित्त कर, कारण परमेश्वराचा 
कोप भडकला आहे व मरी मुरू झाली आहे. 
४७ : मोशाच्या आज्ञेप्रमाणे अहरोन धुपाटणे घेऊन 
धाबत मंडळीकडे गेला, आणि लोकांत मरी पसरत आहे 
हें पाहून त्यानें धूप घालून लोकांसाठी प्रायथित केलं 
४८. मृत आणि जीवंत यांच्यामध्ये तो उभा राहिला 
तेव्हां मरी शमली. ४९ कोरहाच्या प्रकरणांत जे मेले 
त्यांखेरीज मराने चौदा हजार सातशे लोक मेले. 
५० तेव्हा मरी थांबली, आणि अहरोन दर्गन- 
मंडपाच्या दाराशी मोशाकडे परत गेला; 


न १ परमेश्रर भोशाला म्हणाला, २ इस्राएल 
६ (७ लोकांशी बोल आणि त्यांच्या पूर्थजांच्या घराण्या- 

प्रमाणे , त्यांच्या सर्ब सरदारापकी प्रत्येकाची 
एक एक अशा बारा काग्या'घे भाणि. त्यांच्या त्यांच्या 
काठीवर त्या प्रत्येकाचे नांव लिही; २१ लेब्याच्या काठी- 
वर अहरोनाचे नांव लिही; कारण इख्राएलांय्या. पितू- 
कुळांतील प्रत्येक सरदाराची एक एक काठी घ्याब- 
गराची, ४ आणि दर्शनमंडपांतील भाहझापटासमोर जेथें 
मी तुम्हांस दर्शन देत असतो तेथे त्या काठ्या ठेव. 
४. ज्या पुरुषास मी पसंत करीत त्याच्या काठीस अंकुर 
फुटतील; इत्ताएल लोक तुम्हांविर्द कुरकुरत आहेत, 
तें त्यांचें कुरकुरणें मी वंद करीन. ६ मोशानं इाएल 
लोकांस ही गोष्ट सांगितली ब त्यांच्या सर्व सरदारांनी 
आपआपल्या पितृकुळाप्रमाणे प्रत्येकामागे एक एक 
काठी अशा एकंदर बारा काग्या दिल्या; या काठ्यांत 


११४ 


गणना 


अ० १७:६-१८:१% 





अहरोनाची काठी होती. ७ या काठ्या मोशानें आज्ञा- 
पटाच्या तंबूंत परमेश्वरापुढे ठेविल्या. ८ दुसरे दिवशीं 
सकाळीं मोझे आज्ञापटाच्या तंबूंत गेला आणि पाहतो 
तों लेवी घराण्यांतील अहरोनाच्या काटीस अंकुर फुटले 
असून ती फुलली आहे व तिला बदाम येऊन ते 
पिकले आहेत. ९ तेव्हां मोशानें त्या सर्व काठ्या परंम- 
श्वरासमोरून. काढून इस्राएल लोकांकडे नेल्या; व 
त्यांनी आपआपली काठी पाहून. घेतली. १० मग 
परमेश्ररानं मोशाला सांगितलें: अहरोनाची काठी 
आहज्ञापटासमोर परत ठेवून दे; ह्या बंडखोरांस ती 
चिन्ह म्हणून ठेवावी: अशाने ते मजविरूद्ध जी कुरकुर 
करीन आहेत ती तूं बंद करिशील, म्हणजे ते मराव- 
याश्वे नाहींत. ११ मोशानं तसें केलं, परमेश्वराने त्यास 
आज्ञा केली होती तसें त्यानं कल. 

३२ मग इद्लाएळ लोक मोशास म्हणूं लागले, 
पाहा, आमचा प्राण चालला आहे, आमचा नाद 
झाला आहे, आम्ही सर्वच नष्ट. झालो आहों. १२३ 
जो .कोणी परमेश्वराच्या निवासमंडपाजवळ जातो 
त्यास मृत्यु प्रा होतो: ' आम्हां सर्वांचा आतां अंत 
होणार कीं काय £ 

१ परमेश्वराने अहरोनासं सांगितलें, पवित्र- 

९ ८ त्यानासंवंधाने कांहीं अधर्म झाला तर त्यांचा 
दोष तुजवर व तुझे पुत्र आणि पितृकुळ 
यांजवर; त्याप्रमाणेंच याजकपणासंबंधाने कांहीं अधर्म 
झाला तर त्याचा दोष तुजवर व तुझ्या पुत्रांवर. २ लेवीचें 
कुळ म्हणजें तुझ्या मूळपुरुषाच्या कुळांतले जे तुझे बांधव 
आहेत त्यांनीं तुजश्ीं सिळून तुझी सेव! करावी; म्हणून 
त्यांसाहे आपल्यासमीप घेऊन ये; पण आज्ञा- 
पटांच्या तंबूपुढें तू व तुझे पुत्र यांनींच राहावें. 
३ तुला जें कांहीं सोपें आहे त्याचें व सगळ्या तबरूचें 
रक्षण : त्यांनीं करावे, पण पवित्रस्थानाच्या पात्रांशी 
ब वेदीपाशी त्यांनीं येऊं नये, आले तर ते व तुम्हीहि 
मराल. ४ त्यांनीं तुजशीं मिळून दर्शनमंडपांतील सर्वे 
सेवेच्या वस्तूंची राखण करावी, पण परकयानें तुम्हांजवळ 
येऊं नये. ५ पवित्रस्थान व वेदी यांची राखण तुम्हीच 


करावी म्हणजे इस्लाएल लोकांवर पुन्हा कोप :व्हावयाचा 
-नाहीं. ६ मींच स्वतः तुमच्या लेवी बांधवांस इस्राएल 
लोकांतून निवडून घेतळे॑आहे. आणि दर्शनमंडपाची 
सेवा करावयासाटीं परंमेश्ररांस त वाहिलेले असून मीं 
तुम्हांस त दान म्हणून दिले आहेत; ७ पण वेदीच्या 
अथवा अंतरपटाच्या आंत जें कांहीं आहे त्याच्याप्रात्यशर 
तूं आणि तुझे पुत्र यांनी आपला य्राजकपणा संभाळावा: 
तुम्ही सेवा करावी, कारण मीं य्राजकपणा हा तुम्हांस 
सेवादान म्हणून दिला आहे; कोणी परका जवळ आला 
तर त्यास जिवें मारावे. 


८ परमेश्ररानं अहरोनाला सांगितलें, पाहा; मला 
केलेल्या संमपणांतून जो अंश काढून ठेवितात तो 
म्हणजे अथोत्‌ इस्राएल. लोकांच्या पवित्र केलेल्य़ा सर्व 
वस्तु तुला व तुझ्य़ा वंशजांना वांटा म्हणून दिल्या 
आहेत, तो तुमचा निरंतरचा हक होय. ९ ज्या परमपवित्र 
वस्तूंचा अम्नींत होम करावयाचा नाहीं त्यांतून तुझ्या 
ह्या इखाएल लोकांच्या अर्पणांपेकीं सव अन्नापणें, सव 
पापोर्प्णे आणि सवे दोषार्पणें जीं त मला आरपितील 
तीं तुझ्या व तुझ्य़ा पुत्रांप्रीत्यर्थ परमपवित्र होत. 
१० त्या वस्तु पावत्र समजून खाव्या: तुमच्य़ांतल्य 
प्रत्येक पुरुषाने त्या. खात्या; त्या तुला पबित्र होत. 
११ त्याप्रमाणेंच पुढील वस्तुहि तुझ्याच: इस्राएल 
लोकांच्या अपणांतले जे समपिलेले व॒ ओवाळून आपिलेले 
अंश ते सगळे तुला, तुझ्य़ा पुत्रांला व तुझ्या कन्यांला 
निरंतरचा हक्र म्हणून देतों; तुझ्य़ा घराण्यांतळे जे 
कोणी शुच्चि असतील त्यांनीं त खावे: १९५ उत्तम निरें 
| तेल, उत्तम नवा द्राक्षारस आणि गहूं यांचा जो प्रथम 
उपज लोक परमेश्वरास आर्पितील तो मीं तुम्हांस दिला 

आहे. १३ ते आपल्या देशांतील हरतऱ्हेचा प्रथम 
उपज परमेश्वराप्रीत्य्थ आणितील तो तुझा होय: तुझ्या 
घराण्यांत जे कोणी अुद्ध असतील त्यांनीं. तो खावा, 
१४ इस्थाएल लोकांनीं देवाला वाहिलेली प्रत्येक वस्तु 
तुझीच होय. १'५ मातेच्या पोटीं प्रथम जन्मलेले सर्व 
प्राणी, मग. ते मनुष्य असोत कीं पशु असोत, परमे- 


१६५ 


अ० १८४१५-१९४६ गणना 































__ देतों, ते तुमच्या हातीं आले म्हणजे तुम्हीं त्या 
दशमांशाचा दशमांश परमेश्वरास समर्वित अंश म्हणून 
अपांवा. २७ तुमचा समर्पित अंश खळ्यांतळें धान्य व 
रसकुंडांतंला द्राक्षारस यांसारखा तुमच्या हिशोबीं 
ग्रणिला जाईल. २८ इल्लाएल लोकांकडून जे सर्वे 
दशमांडा तुम्हास मिळतील त्यांतून कांहीं परमेश्वराला 
समर्पित अंश म्हणून अपोवे; हे परमेश्वरास सरमार्पित 
अंश म्हणून केलेलें अपण अहरोन याजकास द्यावें. 
२९ जीं सवे अपंणें तुम्हांस. मिळतील त्यांतून सगळा 
समर्पित अंश परमेश्वराला अपोवा, हा पवित्र केलेल्या 
म्हणजे उत्तम भागांतून घ्यावा. ३० तूं लेब्यांस सांग 
कीं जेव्हां तुम्ही हा उत्तम भाग समरपिंत अंश म्हणून 
अपोल तेव्हां हें तुमचें करणें खळ्यांतील धान्य व रस- 
कुंडांतील द्राक्षारस यांच्या अपेणाप्रमाणें गणण्यांत 
येईल. ३१. हीं सवे अर्पणे तुम्हीं व तुमच्या सगळ्या 
घराण्यांनी कोणत्याहि स्थळीं खावी, कारण दर्दन- 
मंडपाची सेवा तुम्ही कराल तिचा हा मोबदला 
आहे. ३२ तुम्ही त्यांतील उत्तम भाग समर्पित 
अंश म्हणून अपण 'केला म्हणजे त्याच्यामुळें तुम्हांस 
| लागणार नाहीं; इश्लाएलांच्या कोणत्याहि पवित्र 
वस्तु तुमच्या हातून अपवित्र होणार नाहींत व 
तुम्ही मरणार नाहीं. 


श्वराला अपावयाचे ते सवे तुझे होत; पण प्रथम जन्मलेले 
मनुष्य आणि प्रथम जन्मलेले अशुद्ध पद्चध॒ खंड घेऊन 
सोडून द्यावे. १६ ज्यांना खंड घेऊन सोडावयाचे ते एक 
महिन्याचे झाले म्हणजे त्यांच्याबद्दद ठरविलेले मोल 
पवित्रस्थानांतील शेकरेलाच्या चॅलनाप्रमाणें पांच शेकेल 
म्हणजे वीस गेरा घेऊन त्यांना सोडून द्यावे; १७ पण 
गाईंचा, मेंढीचा अथवा बकरीचा प्रथम वत्स सोडून देऊं 
नये, तो पवित्र आहे म्हणून त्याचें रक्त वेदीवर शिंपडावे 
आणि त्याच्या वपेचा परमेश्वराप्रीत्यये सुवासिक . हव्य 
म्हणून होम करावा. १८ त्याचें मांस तुझें होय; ओवा- 
ळणीचा ऊर व उजवा फरा जसा तुझा तसें हेंहि तुझेंच 
होय. १९ या प्रकारे पवित्र वस्तूंतुन जितका समर्पित 
अंश म्हणून इत्वाएह लोक परमेश्वराला अर्पितीठ तितक्या 
सर्वावर तुझा, तुझ्या पुत्रांचा व॒ तुझ्या कन्यांचा 
निरंतरचा हक आहे. असें मी नेमून देतों; हा 
तुजशीं व तुझ्या वंराजांशीं परमेश्वराने मिठाचा करार 
निरंतरचा केला आहे. २० परमेश्वराने अहरोनास 
सांगितले, इस्लाएक लोकांच्या जमिनीचे कांहीं वतन 
तुला मिळावयाचें . नाहीं; इल्लाएल लोकांत भीच- तुझा 
वांटा व वतन आहे. 

२१ दर्शनमंडपाची सेवा लेवीचे वंशज करितात 
तीबद्दल इस्लाएठ लोकांचे जे दामांशा येतात तेच वतन 
म्हणून त्यांस मीं नेमून दिले आहेत. २२ इस्लाएल 
लोकांनीं. यापुढे दर्शनमंडपाजवळ येऊं नये, आले तर 
त्यांस. पाप लागून ते मरतील. २३ तर लेव्यांनीं दरशेन- 
मंडपाची सेवा करावी; लोकांच्या अधर्माचा दोष 
त्यांजवर; हा तुमचा पिढ्यानपिढ्या निरंतरचा विधि 
होय; ठेव्यांस इस्गाएह ठोकांत कांडी वतन नसावें. 
२४ कारण इल्लाएल लोक जे दशमांश समर्पित अंश 
:_ म्हणून परमेश्वराला अर्पितात, ते . लेव्यांचे भाग मद्दणून 
- मीं त्यांस नेमून दिळे आहेत; म्हणूनच मीं त्यांस 
सांगितलें आहे कीं इस्राएल लोकांमध्यें तुम्दांस वतन 
मिळावयाचें नाहीं 

२५ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २६ तूं लेव्यांस 
सोंग कॉ मी इख्लाएलांचे द्रामांश तुमचें वतन म्हणून । 

१६६ 


१ परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांस सांगि- 

१९ तळे, २ परमेश्वराने दिलेल्या नियमशात्राचा 
चिघि हाः इस्राएल लोकांस सांग कीं जिला 

कांहीं व्यंग किंबा दोष नाहीं. आणि जिच्यावर अद्यापि 
जूं ठेविळें नाहीं अश्ी एक पोवळ्या रंगाची कालवड 
मजकडे घेऊन या; ३ ती एढाजार याजकाकडे द्यावी; 
त्यार्ने तिला छावणीवाहेर घेऊ जार्वे व कोणींतरी 
त्याच्यासमोर तिला वधावें; ४ मग एलाजार याजकाने 
आपल्या बोटास तिचें थोडेसें रक्त लावून तें सात वेळां 
दर्शनमंडपाच्या समोरच्या दिशेकडे शिंपडावे; ५ व 
त्याच्यासमोर त्या कालवडीरचे कातडे, मांस, रक्त व 
द्दी कोणींतरी जाळून टाकावी. ६ मग याजकाने 


| गणना अ० १९:६-२०:५ 
अंघसरूचें हाकूड, एजोब व किरमिजी रंग हीं घेऊन । झालेल्यासाठीं त्या जाळलेल्या पापबलीची कांहीं राख 
कालवड जळत असेल त्या अमींत टाकावी. ७ नंतर । घेऊन पात्रांत घालावी व तीवर झऱ्याचें पाणी 
याजकाने आपलीं वल्नें धुऊन पाण्यानें आपलें अंग | ओतावे; १८ आणि कोणी शुद्ध असलेल्या मनुष्यानें 
भ्रुवावें आणि छावणींत यावें; पण संध्याकाळपर्यंत त्यानें | एजोबाची जुडी घेऊन पाण्यांत भिजवावी व तें पाणी 
अशुचि राहावें. ८ त्याप्रमाणेंच ज्या मनुष्यानें ती त्यानें त्या डेऱ्यावर ब त्या डेऱ्यांत असलेलीं से 
कालवड जाळिली असेल त्यानेंहि पाण्यानें आपलीं वळले व | पात्रें व मनुष्ये यांजवर शिंपडावे; तसेंच ज्यानें हाडास, 
अंग धुवावे व संध्याकाळपर्यंत अशुच्चि राहावें. ९ मग | वधलेल्यास, खतास अगर कबरेस स्पहदी केला असेल 
निर्मळ असलेल्या एकाद्या मनुष्यानें त्या काठवडीची राख । त्याजवरहि तें शिंपडावे; १९ शद्ध असलेल्या पुरुषाने 
जमा करून छावगीच्या बाहेर स्वच्छ अश्या एका ठिकाणीं | अश्ुचि पुरुषावर तिसरे दिवशीं व सातवे दिवशीं तें 
ठेवावी; ही राख इख्ाएल लोकांच्या उपयोगाकरितां | शिंपडावे; सातवे दिवशीं त्याला शुद्ध करावें; त्यानें आपलीं 
अश्ञोचक्षालनाचे प्राणी तयार करण्यासाठी म्हणून । वरे धुऊन आपळें अंग पाण्याने धुवावे; तो संध्याकाळीं 
ठेवावी; ही कालवड पापबलि होय. १० जो मुष्य शद्ध होहेल. २० तरी कोणी अशुच्ि झाला असतां 
त्या कालवडीची राख जमा करील त्यानें आपलीं वें | खद. होणार नाहीं तर तो परमेश्वराचे पवित्रस्थान 
घुऊन संध्याकाळपर्यंत, अचि राहावें; इल्लाएल लोक | भ्रष्ट करणारा होय, म्हणून त्याचा मंडळींतून उच्छेद 
ब त्यांच्यामध्यें राहणारे परदेशीय यांच्यासंबंधानें हा | व्हावा; अश्यौचक्षालनाचें पाणी त्याजवर शिंपडिलें नाहीं 
निरंतरचा विधि होय. ११ एकाद्या मनुष्याच्या प्रेताला । तर तो अथुचि होय. २१ त्याच्यासंबंधानें हा निरं- 
कोणी शिवला तर त्यानें सात दिवस असि राहावें; | तरचा नियम होय; अशौचक्षालनाचें पाणी जो शिंप- 
१२ असल्या मनुष्यानें तिसरे दिवशीं त्या पाण्यानें | डील त्यानें आपलीं वत्लें धुवावी, आणि जो त्या 
आपलें अशौचक्षालन करावे आणि सातवे दिवशीं | अशौचक्षालनाच्या पाण्यास स्पर्शी करील त्याने संध्या- 
शुद्द व्हावे; तथापि तिसरे दिवशीं जर त्याने आपळें | काळपर्यंत अश्यचि राहावें. २२ ज्या कशाला तो अशयुच्ि 
अशौचक्षालन केलें नाहीं तर सातवे दिवशी तो शुद्ध | मनुष्य स्पर्श करील तें अशुचि होईल, व जो कोणी 
होणार नाहीं. १३ कोणीं सम्रत मनुष्याच्या प्रेतास | त्या वस्तूस स्पर्शी करील त्यानें संध्याकाळपर्यंत 
कश्षिवल्यावर आपलें अशौचक्षालन केळें नाहीं तर तो । अशयुचि राहावें. | 
परमेश्वराचा निवासमंडप भ्रष्ट करणारा होहेल; असल्या | 
मनुष्याचा इस्राएल लोकांतून उच्छेद व्हावा; अशौच- १ प्रथम मासी इस्लाएह लोकांची सवे 
क्षालनाचें पाणी त्याजवर शिंपडले नसल्यामुळें तो २९ मंडळी सीन. रानांत आली; त्यांनीं कादेश येथें 
अश्युचि. होय; त्याच्या ठायी अशौच अजून तसेंच सुकाम केला; त्या ठिकाणीं मिर्याम मरण पावली, 
राहतें. १४ कोणी मनुष्य डेऱ्यांत मरण पावला असतां , ब तिला तेथें मूठमाती दिली. २ तेर्थे मंडळीस पाणी 
त्याच्यासंबंधार्न नियम हाः जो कोणी त्या डेर्‍यांत | न मिळाल्यामुळे ते मोझे व अहरोन यांजविरुद्ध जमा 
जाईल किंवा त्यांत « राहत असेल त्यानें . सात दिवस । झाले. ३ ते मोशाशीं भांडून म्हणाळे, परमेश्वरासमोर 
अश्लौच धरावें. १५ तशींच झांकण नसलेलीं उघडीं | आमचे भाऊबंद मेळे तेव्हांच आम्ही मेलो असतों तर 
थात्रे तेथे असतील तीं सर्वे अशचयि समजावी. | बरें झालें असतें! ४ तुम्ही परमेश्वराची सर्वे मंडळी 
१६ उघल्या -मैदानांत तरवारीने वधलेल्या प्रेतास, येथे कां. आणिळी १ आम्ही व आमच्या पश्चूनी या 
मनुष्याच्या हाडांस अथवा कबरेस कोणी स्पर्श: करील | रानांत मरावें :म्हणून ? ५ मिसर देश सोडावयास 
सर त्यानें सात दिवस अशौच धरावें. १७ अशुच्ि | लावून आन्हंस मा वाईट ठिकाणीं कां आणिलें! येथें 
र ची | 





अ० २८०:५-२२९. 


गणना 


सव 7100010, 


कांहीं धान्य, अंजीर, द्राक्षवेल अथवा डाळिंबे तर नाही- 
नच. पण प्यावयाला पाणासुद्धा नाहीं. £ तव्हां मोझे 
व अहरोन हे त्या मंडळीसमोरून जाऊन दर्शनमंडपाच्या 
दाराशी उपडे पडले, आणि परमेश्वराचे तज त्यांच्या 
द्टीस पडलें. ७ तेव्हां परमेश्वराने मोजाला सांगितलें, 
८ तूं काठी घे आणि तूं व तुझा भाऊ अहरोन मिळून 
येथें मंडळी जमा करा व त्यांच्यादेखत तुम्ही त्या 
स्वडकास आज्ञा करा म्हणज त्यांतून पाणी निघेल: 
ह्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी खडक्तांतन पाणी काढ व या 
मंडळीस व त्यांच्या जनावरांस पाज. ९. परमेश्ररानें 


आज्ञा दिल्याप्रमाणे मोडाने  त्याच्यासमोरू्न ती 
काठी आणिला. १८ मोशे व अहरोन यांनीं त्या 
मंडळीस खडक्रासमोर जमा केलं, आणिं त्यांस 


मोझे म्हणाला. अहो बंडखोरांनो, एकां, तुम्हांसाठी 
आम्हीं या खडकांतून पाणी काढावें काथ १११ मग 
मोने हात उचळून त्या खडकावर दोनदा काठी 
मारिली, तेव्हां त्यांतून विपुल पाणी वाहू. लांगलं, 
आणि तो मंडळी व त्यांची जनावरें पाणी प्याली; 
१२ तेव्हां परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांस म्हटले 
, तुम्ही. मजवर विश्वास ठोंवेला नाही. आणि इस्राएल 
लोकांसमं्य माझी. प्रवित्रता प्रदारात केडी नाहीं; 
म्हणून या मंडळोस जो देञा मी दिला आहे त्या देशीं 
यांस न्यावयाचे तुमच्या हातून व्हावयाचे नाही. १३ त्या 
झऱ्याचे नांव मरीबा ( झगडा ) पडले, कारण 
इस्राएळ लोक परमेश्वराशी त्या टिंकाणीं झगडले, व 
त्यांच्यामर्श्ये त्याचे पाविच्य प्रगट झालें. 

१४ नंतर मोझानं कादेझाहून अदोमाच्या राजाकडे 
जासुदांच्या हातीं येणेंप्रमाणें सांगून पाठविलें : तुझा भाऊ 
इल्लाएल म्हणतो कॉ आम्हांवर' जे क्लेश ओढवले ते तुला 
ठाऊकच आहेत: १५ म्हणजे आमचे पूवज मिसर 
देशांत गेले होते तेथे आम्ही दीर्घकाळ राहिलों; आणि 
मिसरी लोकांनीं आमच्या वडिलांस व आम्हांस दुःख 
दिलं; १६ पण आम्ही परमेश्वराचा धावा. केला तेव्हां 
त्यानं आमचे ऐकलं आणि दूत पाठवून आम्हांस 


तुझ्या सीमेवरील काटेश नगरांत आहों; १७ तर 
आम्हांस तुझ्या देशांतून जाऊं दे; आम्ही कोणाच्या 
ज्ञेतांत किंवा द्राक्षमळ्यांत पाऊळ टाकणार नाहीं 
किंवा विहिरीचे पाणी पिणार नाहीं; आम्ही नीट राज- 
मार्गानं कूच करूं, तुझ्या देशांतून बाहेर पडेपर्यंत 
उजवीडावीकडे वळणार नाहीं; १८ पण अदोम त्यास 
म्हणाला, माझ्या देशांतून तुळा जावयाचे नाहीं, गेलास 
तर मी तरवार घेऊन तुझ्याशी सामना करण्यास 
निघेन. १९ इस्राएह लोकांनीं त्यास पुन्हा सांगून 
पाठविलं, आम्ही राजमार्गानंच जाऊं आणि आम्ही 
अथवा आमचे पश्चु तुझें पाणी प्यालो तर त्याचा दाम 
मी देईन: मी मोठेंसें कांहीं मागत नाही, केवळ तुझ्या 
देशांतून मला पायीं जाऊं दे. २« तेव्हां तो म्हणाला, 
तुला मी जाऊं देणार नाहीं. मग अदोम मोठें सैन्य 
घेऊन बाहुबलानें त्याजशीं सामना करण्यासाठीं बाहेर 
पडला. २१ य़ा प्रकारे इस्राएल लोकांस आपल्या 
हद्दीतून जाऊं देत नाहीं असें अदोमानं म्हटलें; मग 
इस्लाएल लोक त्याच्याकडून दुसरीकडे वळले. 

२२ इस्वाएलाची सवे मंडळी काढेश येथून कूच 
करून होर डोंगरापाशीं येऊन पोहचली. २३ अदोम 
देशाच्य़ा सरहद्दीवर होर डोंगरांत परमेश्वराने मोशे ब 
अहरोन यांस सांगितटें कीं २४ अहरोन आतां पितरांस 
जाऊन मिळणार; कारण तुम्ही दोघांनीं मरीबाच्या 
पाण्यापाशीं माझ्या आज्ञेचे उल्लंघन करून बंड केले, 
म्हणून जो देश मीं इस्राएल लोकांस दिला आहे त्यांत 
त्याचा प्रवेश होणार नाहीं. २५ त्याकरितां अहरोन व 
त्याचा पुत्र एलाजार यांस घेऊन होर डोंगरावर चल: 
२६ आणि अहरोनाचा पोषाक उतरून त्याचा पुत्र 
एलाजार यास घाल: मग अहरोन तेर्थे मरून पितरांस 
जाऊन मिळेल. २७ मोशार्ने परपेश्वराच्या . आज्ञेप्रमाणे 
केलं; सवे मंडळीदेखत ते होर डोंगरावर चहून )ेले. 
२८ तेथें मोशानें अहरोनाचीं वस्रे उतरून त्याचा पुत्र 
एलाजार यास घातली, आणि अहरोन तेथेंच पवेत- 
शिखरावर मृत्यु पावला; नंतर मोशे आणि एलाजार हे 


मिसर देशांतून बाहेर काहून आणिलें, व हृ्ढी आम्ही । पवेतावरून खालीं उतरले: २९ सवे मंडळीने अहरोन 
न १६८ 


गणना 


अ० २०:२९-२१५२३ 





मृत्यु पावला हें पाहिलें तेव्हां इस्राएलाच्या धराण्यानें | तळ दिला. 


अहरोनासाठीं तीस दिवस शोक केला. 


१ दृक्षिण देशीं राहणारा अरादाचा कनानी 
- 6 राजा यानें ऐकले कीं हेरांच्या वाटेने 
इद्माएह लोक येत आहेत, तेव्हां त्यानं 
त्यांच्याशीं युद्ध करून क्रित्येकांस कैद केलें. २ तेव्हां 
इस्नाएलानं परमेश्ररापाशी असा नवस केला कीं जर 
ते. खरोखर हे लोक माझ्या हातीं देशील तर मी 
त्यांचा व त्यांच्या नगरांचा निखालस नाश करीन. 
३ इश्माएल लोकांचें हे म्हणणें ऐकून परमेश्वराने 
कनानी लोकांस त्यांच्या हातीं. दिलें आणि त्यांनीं त्यांचा 
व त्यांच्या नगरांचा पूर्णपणें नाश केला; म्हणून त्या 
स्थानाचे नांव हमा ( नाशनियुक्त ) असें पडले. 

४ मग होर डोंग्राजवळून कूच करून अदोम 
देझाला वळसा घालून जावें म्हणून त्यांनीं तांबड्या 
समुद्राचा भार्ग धरिला: त्या वाटेमुळें लोकांचें मन फार 
अधीर झालें. '« त. परमेश्वराविरद्ध व मोझाविरूद्ध 


बोलं लागले: ते. म्हणाले, तुम्ही आम्हांस मिसर |. 


देशांतून काढून या जंगलांत मारावयास कां आणिलू १ 
येथें तर अन्न नाहीं व पाणीहि नाही, आणि या 
हलक्या अन्नाला आमचा जीव कंटाळला आहे. 
६ तव्हां परमेश्वरानं त्या लोकांत आग्ये साप पाठविले; 
त्यांनीं दंश॒ केल्यामुळं इस्राएलांतले बरेच लोक मेले. 
७ तेव्हां लोक मोशाकडे येऊन म्हणाले, आम्हीं परमे- 
श्रराविर्द व तुझ्याविरूद्ध बोललो हॅ आम्हीं पाप कल 
आहे; तर हे साप आम्हांपासून दूर करण्याविषयी 
परमेश्वराची प्राश्रना कर. तेव्हां मोशानें लोकांसाठी 
प्रार्थना केली. ८ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, आग्या 
सापाची एक प्रतिमा करून भ्वजस्तंभाला टांग, म्हणजे 
सर्पदंद्य झालेल्या कोणी माणसाने तिच्याकडे पाहिलं तर 
तो जगेल. ९ मग मोशाने पितळेचा एक साप करून 
ध्वजस्तंभावर टांगिला, तेव्हां सर्पदंश झालेल्या कोणीं 
त्या पितळेच्या सापाकडे पाहिलें म्हणजे तो जगे. 
१० नंतर इस्राएल लोकांनीं कूच करून ओबोथ येथें 


११ ओबोथाहून कूव कशून उगवतीस 
मवाबासमोरील जंगलांत इये-अबारीम येथें त्यांनीं 
तळ दिला. १२ तेथून कूच करून त्यांनीं जेरेद 
खोऱ्यांत तळ दिला. १ ३ तेथून निघून त्यांनीं जंगलांतून 
वाहणारी, अमोऱ्यांच्या देशांतून निघालेली जी आर्णोन 
नदी तिच्या पैलतीरी तळ दिला; ही आर्णोन नदी 
मवाबी व अमोरी य्रांच्या देशांमधून गेली असून 
मवाब देशाची सरहद्द आहे. १४ ह्यामुळें परमेश्रराचे 
संम्राम नांवाच्या ग्रंथांत येणेंप्रमाणें लिहिलं आहे: 
सुफांतला वाहेब, 

व आणोनेचे ओहोळ, 

१'५ आणि त्या खोऱ्याची उतरण आर येथील वस्तीपर्यंत,. 
मवाबाच्या सरहद्दीपर्यंत जाते ती. 

१६ तेथून कूच करून ते बेर (विहीर) येथ गेले: ज्या 

विहिरीविषयीं परमेश्ररानं भोशाला सांगितलें होतें 

कीं लोकांस एकत्र कर म्हणजे मी त्यांस पाणी देडेन 

तीच ही विहीर. 

१७ त्या समयीं इस्राएलाने हं गीत गाइलं : 

हे विहिरी, उपळून ये: तुम्ही स्तुतिस्लोत्र गा: 

१८ सरदारांनी ही विहीर खणिली, 
इस्राएलांतील अमिरांनी आपल्या 

काठ्यांनी ही खणिली. 

मग त रानांतून मत्तमास गेले; १९ आणि मत्तनाहून 

नाहालीयेलास आणि नाहालीयेलाहून बामोथास गले; 

२० आणि बामोथाहून कूच करून मवाबाच्या मैदानां- 

तील खोऱ्यापर्यत आणि रानासमोरील पिसगाच्या 

माथ्यावर ते जाऊन पोहंचले. 

२१ मग इस्राएलानें अमोर्‍यांचा . राजा सीहोन 
यास जासुदांच्या हातीं. सांगून पाठविलें की 
२२ आम्हांस तुझ्या देशांतून जाऊं दै, आम्ही बाजूळा 
वळून कोणत्याहि शेतांत किंवा द्राक्षमळ्यांत पाऊल 
टाकणार नाहीं किंवा विहिरीचे पाणी पिणार नाहीं, 
आणि तुझ्या देशांतून बाहेर निघेपर्यंत आम्ही केवळ 
राजमार्ग धरू; २३ पण सीहोनाने इस्राएलास आपल्या 
देशांतून जाऊं दिलें नाहीं; आपलें सवे सैन्य जमा 


सोठ्यांनीं व 


१६९ 


अ २११२२-२२५८ 





इद्चाएलाशीं सामना . करण्यासाठीं बाहेर निघून 
तो रानांत आला; त्यानें याहस येथें येऊन त्याजशीं 
लढाई केली. २४ तेव्हां इखाएलांनी त्याजवर तरवार 
चालविली, आणि आर्णेनिपासून अम्मोन्यांची सरहद्द 
यव्बोक नदी येथवर त्यांचा देशा काबीज केला; परंतु 
अम्मोन्यांची सरदृद्द मजबूत होती. . २५ याप्रमाणें 
इद्माएलांनी अमोर्‍्यांचीं सवे शहरें घेतलीं व. ते 
हेशबोनांत व आसपासच्या नगरांत वस्ती करून 


राहिले. २६ हेशबोन हें' अमोऱ्यांचा राजा सीहोन २२ 


याचें नगर होते; त्यानें मवाबाच्या पूर्वीच्या राजाशी 
लढाईडे कशन आणणोनिपर्यंतचा त्याचा संवे देश त्याच्या 
हातून हिसकावून घेतला होता. २७ यावरून शाहीर 
गातात कीं: 
हेशबोनास या; 
सीहोनाचें नगर वसवा, त्याची स्थापना करा; 
२८ कारण हेशबोनांतून अभि निघाला आहे, 
सीहोनाच्या नगराहून ज्वाला निघाली आहे: 
तिर्ने मवाबाचें आर, आणि आर्णोनेच्या गढ्यांचे 
स्वामी भस्म करून टाकिले आहेत. 
२९ हे मवाबा ! तूं हायहाय करणार; 
कमोशाचे प्रंजे, तू. नष्ट झालीस; 
त्यानें आपले पळपुट्ये 'पुत्र-आणि आपल्या कन्या 
: असोऱ्यांचा. राजा सीहोन याच्या बंदीत पह. 
_ !__ दिल्या आहेतः । न 
३० आम्हीं त्यांस बाण मारिले आहेत; 
दीबोनापर्यंत हेदबोनाचा नाश झाला आहें, 
आणि नोफापर्यंत, भेदबापर्यंत सर्व. दे आम्हीं 
उजाढ केला आहे. न 
: ३१ याप्रमाणें इल्लाएल लोक अमोऱ्यांच्या देशी 
वस्ती करून राहिले. ३२ मग मोशानें याजेंर' नगराचा 
भेद -काढण्यासाठी 'हेर पाठविले; इल्लाएलांनीं त्याच्या 
आसपासचे ग्रांव' हस्तगत करून तेथल्या अमोर्‍्यांस 
देशाबाहेर हाकून लाविलें. ३३ नंतर तेथून वळून 
'ते ब्राह्नानाच्या वाटेने जाऊं लागले, तेव्हां बाशानाचा 
राजा ओग यानें त्यांशीं सामना केला, तो आपले सवे | 





पुत्र बालाक यानें पाहिलें होतें. 


गणना 


लोक घेऊन एदई येथें युद्रास उभा राहिला. ३४ तेव्हां 
परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, त्यास भिऊं नको, मीं 
त्याचे सर्व लोक व त्याचा देश तुझ्या हातीं दिला आहे; 
हेशबोनांत राहणारा अमोऱ्यांचा राजा सीहोन यांचें 
जर्से त॑॑ केलें तसें ह्याचेंहि कर. २५ त्यांनीं त्यास, 
त्याच्या पुत्रांस व सर्वे प्रजेस असा मार दिला कॉ, 
त्याचें कोणीच उरळें नाहीं आणि त्यांनीं त्याचा देशा 
काबीज केला. १ मग इस्राएल लोकांनीं कूच 
करून यरीहोजवळ यार्टेनेच्या पूर्वेकडे मवा- 
बाच्या मैदानांत डेरे दिले. 
२ इस्राएलांनीं अमोर्‍्यांचें काय केलें ते सिप्पोराचा 
३ इल्लाएल . 
लोक बहुत आहेत, हें पाहून मवाब घाबरला; 
त्यांच्यामुळे तो फार हवालदिल झाला. ४ तेव्हां 
मिद्यानी लोकांच्या वडील जनांस मवावी म्हणाले, 
बेल जसा शेतांतील गवत फस्त करितो तसा हा दळ- 
भार आम्हांस चोहोंकहून फस्त करून टाकील. त्या 
वेळीं सिप्पोराचा पुन्ञ बालाक हा मवाबाचा राजा 
होता. ५. त्यानें बौराचा पुत्र बलाम जो. आपल्या 
भाऊबंदांच्या प्रदेशांतील फरात नदोतीरच्या . पथोर 
नगरांत राहत होता त्यात बोलावण्यास दूत पाठवून 
कळविलें कीं पाहा, .मिसराहून लोकांचा समुदाय आल्य 
आहे, त्यांनी भूतलळ झाकून टाकिले आहे. आणि 
माझ्यासमोर मुक्काम केला आहे; ६ म्हणून तू ये आणि 
या लोकांस शाप दे; कारण हे मजहून फार प्रबळ 
आहेत; असें तूं केळें तर कदाचित मी प्रबळ होऊन 
त्यांजवर मारा करून त्यांस देशांतून घालवून देण्यास 
समर्श्र होईन; मला ठाऊक्र आहे कीं ज्यास तू 
आशीर्वाद देंतीस तो आशीर्वादयुक्त होतो व ज्यास तूं 
झाप देतोस तो शापम्रस्त होतो. ७ मग मवाबाचे 
वडील जेन व मिद्यानाचे वडील जन प्रश्न पाहण्बाबद्दल 
देणगी द्वातीं घेऊन निघाले; त्यांनीं बलामाकडे जाऊन 
त्यास बालाकाचा निरोप सांगितला. ८ तेव्हां तो 
त्यांस म्हणाला, आज रात्रीं येथें वस्तीस राहा; परमे- 
श्वर मला सांगेल त्याप्रमार्णे मी तुम्हांस उत्तर देईन; 


१० 


गणना 


म्रवाबी सरदार बलामाच्या घरीं उतरले. 
९ नंतर देव बलामाकडे येऊन त्यास म्हणाला, तुझ्या 
येथें आलेले हे पुरुष कोण आहेत १ १० बलामानें 
देवास उत्तर दिलें, मवाबाचा राजा, सिप्पोराचा पुत्र 
बालाक याने मला सांगून पाठविळें आहे कीं, 
११ पाहा, मिसराहून लोकसमुदाय आला आहे, त्यानें 
भूतल झाकून . टाकिळें आहे, तर. आतां तू. येऊन 
माझ्यासाठी त्यांस शाप दे; तसें तू केळें तर त्यांशीं 
लहून त्यांस मला कदाचित हाकून देतां येईल. 
१२ देव बलामास म्हणाला, तूं यांच्याबरोबर जाऊं 
नको; त्या लोकांस शाप देऊं नको; कारण ते 
आशज्लीवोदित लोक आहेत. १३ बलामानें सकाळीं उठून 
बालाकाच्या सरदारांस . सांगितले, आपल्या देशीं परत 
जा; कारण परमेश्वर मला तुम्हांबरोबर येऊं देत 
नाहीं. १४ तेव्हां ते. मवाबी सरदार मागेस्थं होऊन 
खालाकाकडे जाऊन म्हणाले. क्री बलाम आम्हांबरोबर 
येण्यास कबूल होत नाहीं. १५ ग्रानंतर बालाकानें 
पुनः पहिल्याहून अधिक प्रतिष्ठित ब संख्येने अधिक 
सरदार पाठनिळे. १६ ते बलामाकडे जाऊन म्हणाले, 
सिप्पोराचा पुत्र बालाक असें म्हणतो कीं मजकडे 
येण्यास कांहीं अनमान करूं नको; १७ मी खात्रीने 
तुझें फार गोरव करीन, तूं मला सांगशील तें मी करीन; 
सर तू येऊन माझ्यासाठी या लोकांस शाप दे. 
१८ बलामार्ने बालाकाच्या सेवकांस म्हटलें, बालाकाने 
धर भरून सोनेंर्पें मला दिलें तरी परमेश्वर माझा 
देव याच्या सांगण्याबाहेर अधिकडर्णे मला कांहीएक 
करितां येत . नाही. १९ तर आज रात्रीं तुम्दी येथें 
राहा म्हणजे परमेश्वर मला आणखी कांहीं सांगतो कीं 
काय तें मो पाहीन. २० रात्रो देव बलामाकडे येऊन 
त्याला म्हणाला, हे « पुरुष तुला बोलावण्यास आले 
असतील तर उठून त्यांच्याबरोबर जा; मात्र मी तुला 
सांगेन तेवढें कर. २१ बलाम सकाळीं उठला आणि 
भापल्या गाढवीवर खोगीर धाळून त्या मवाबी सर- 
दारांबरोवर गेला. २२ तो गेल्यामुळें देवाचा कोप 
अडकला आणि त्याचा विरोध करण्यासाठीं परमेश्वराचा 








अ० ९९४८-३४ 








दंत मार्गीमध्ये आडवा आला. तो गाढवीवर बसला 


होता आणि त्याजबरोबर त्याचे दोन सेवक होते. 
२३ परमेश्वराचा दूत उपसलेली तरवार हातीं. घेऊन 
मार्गात उभा आहे हें त्या गाढवीनें पाहिले, तेव्हां ती 
रस्ता सोहून एका शेतांत शिरली म्हणून तिला पुनः 
रस्त्यावर आणण्याकरिता बलामाने मारिले. २४. मंग 
द्राक्षमळ्याच्या दोहो. बाजूस आवाराच्या भिंती अस- 
लेल्या एका बोळांत परमेश्वराचा दूत उभा राहिला. 
२५ परमेश्वराच्या दूतास पाहून .ती भिंतीला अज्षी 
लगटली कीं बलामाचा. पाय भिंतीशी. चेंगरला, . तेव्हां 
त्यानं तिला पुनः मारिले. २६ मग परमेश्वराचा दूत 
आणखी पुढें गेला . आणि जेथें उजवीडावीकडे बळा- 
वयास मुळीं जागा नव्हती अशा संकुचित ठिकाणीं 
उभा राहिला. २७ तेथें परमेश्वराच्या दूतास पाहून ती 
गाढवी बलामासकट खालीं बसली म्हणून बलामानें 
रागास चढून आपल्या काठीने तिला झोडिलें. २८ तेव्हां 
परमेश्वराने. त्या गाढवीला वाचा दिली व ती बलामास 
म्हणूं लागली, तूं तीनदा मला भारिटें, मीं . तुझें काय 
केलें £ २९ - बलाम गाढवीस -म्हणाला, तूं माझी चेष्टा 
केली, माझ्या हाती तरवार असती तर तुला आतांच 
छाटून टाकिले अस्ते. ३० गाढवी बलामास म्हणाली, 
तूं जन्मापासून जिच्यावर बसलास तीच मी तुझी 
गाढवी आहे. ना १६ तुजशीं मी. कधीं अशी वागले 
काय १ तो म्हणाला, नाहीं. ३१ तेव्हां परमेश्वराने 
बलाभाचे डोळे उघडिले; आणि परमेश्वराचा दूत उपस- 
छेली तरवार हातीं घेऊन मार्गात आडवा. आला आहे 
हॅ पाहून त्यानें आपळें मस्तक लबवून नमन केलें. 
३२ परमेश्वराचा दूत त्यास म्हणाला, तूं तीन वेळां 
आपल्या गाढवीस कां मारिळें ५ पाहा, मी तुला 
आडवा आलों आहें, कारण तुझा मागे मला विपरीत 
दिसतो; २३ मला पाहून ती गाढवी. माझ्यासमक्ष 
तीनदा बाजूस हटली; ती बाजूस झाली नसती तर 
खात्रीनें मीं तुला मारून टाकिले असतें व -तिला 
जीवंत ठेविलें असते. ३४ बलाम परमेश्वराच्या दूतास 
म्हणाला, मीं पाप केलें आहे; तूं. मला अडवावयास 


१७१ 


अ०.२२५२३४-२३:१५ 





रे मार्गात उभा आहेस हें मला ठांऊक. नव्हतें; 
तुला हें वाईट दिसत असेल तर भी आपला परत 
जातों. २५ परमेश्वराच्या दूतानं बलामास सांगितले, या 
मनुष्यांबरोबर. जा, पण जें मी तुला सांगन त्याप्रमाणेंच 
कर. मग बलाम बालाकाच्या सरदारांबसेबर गेला. 
६ बलाम आला हें ऐकून वालाक त्याचें त्वागत करण्या- 
साठीं. आर्णान नदीतीरी दहाच्या सीमेवर असलेल्या 
एका नगराकडे सामोरा गेला.. ३७ बालाक बलामास 
म्हणाला, मीं तुला मोठ्या निकडीचे बोलावणे पाठविले 
होते. ना. £ मजकडे कां आला: नाहींस, तुझें गोरव 
करण्याची मला ताकद नाहीं. काय £ २३८ : बलाम 
बालाकास म्हणाला, पाहा, मी तुजकडे आलों आहे; 
पण : मला. स्वतः कांहीं बोलण्याची ताकद आहे काय £ 
देव र्जे. वचन. माझ्या तोंडीं घालील तेंच मी बोलेन. 
३९: मग :बर्ाम बालाकाबसेबर गेला व ते किर्यार्- 
हुंसोथ येथें आले. ४० तेथे. :बालाकाने गुरांमेंढरांच 
बलि ..आर्पिलि आणि बलाम' व * त्याच्याबरोबर जे 
सरदार : होते त्यांकडे वाट पाठविले. ढ१ सक्ताळीं 
बालक. बलामास बलाच्या उंच स्थानीं धेऊन 
गला: तेथून त्यानं. इस्राएल लोकांचा .सव विस्तार 
पाहिला. १. मग बलाम बालाकास म्हणाला, 
.ई- माझ्यासाठी येथं सात वद्या बांध आणि मजसाठीं 








गेला तेव्हां बालाक सर्व मवाबी सरदारांसह होम- 
बलीपाशीं उभा होता. ७३ बलाम कवनरूपानं बोलला: 
बालाकानं मला अरामाहून, 
मवाबाच्या राजानें मला पूर्वेकडील डोंगरवटीहून 
बोलावून आणिलूं आहे: 
ये, मजप्रीत्यर्थ याकोबास झाप दे, 
येऊन इस्राएलास धाक घाल. 
८ ज्यास इंश्ररानं ज्ञाप दिंला नाहीं त्यास मी 
शाप कसा देऊं £ 
परमेश्वराने ज्यास वाक घातळा नाहीं त्यास मी 
धाक कसा घालू £ । 
'२ म्वडकांच्या माथ्यावरून ते माझ्य़ा दृष्टीस पडत 
. आहित 
टंकड्यांवरून मा त्यांस पाहत आहें 
पाहा, हे राष्ट्र अलग वसगारें आहे, 
अन्य राष्ट्रांमध्ये ते मोजाबयाचे नाही 
१० याक्रोबाच रजःकण कोण मोतील ६ 
इस्राएलाच्य़ा चाथ्या भागाची तरी गणती कोण 
करील £ 
घार्मिकाप्रमाणे मला मृत्यु प्राम होवो: 
माझा अंत त्यान्यासारस्त्रा होवा ! 


११ यावर बालाक बलामास म्हणाला, तू मजशी 


सात गोऱ्हे व सात मेंढे तयार ठव. २ बलामाच्या | असें हे काय वर्तन केळं ९ माझ्या आत्रंस आप. द्यावा 


सांगण्याप्रमाणे बालाकानें केलें. आणि बालाक. व 
कलाम यांनीं प्रत्येक वेदीवर एक एक गोऱ्हा व. एकर 


एकः मेंढा. अर्पिला. ३ तेव्हां बलाम बालांकास म्हणाला, तूं 


आपल्या .होमबलीप्राशीं थांब, मी जरा जातों; कदाचित्‌ 
परमेश्वर मला दीन देईल; जें कांहीं तो ससे कळवील 


तें मी तुला सांगेन. असें म्हणून तो एका उघड्या 


टेकडीवर गेला. ४ देवाने बलामास' दडीन दिले तेव्हां 


बलाम त्याला म्हणाला, मीं सात वेद्या तयार केल्या . 


आहेत आणि' प्रत्येक वेदीवर एक एक गोऱ्हा व एक 
एक मेंढा अर्पिला आहे. ५ तेव्हां परमेश्वराने बलामाच्या 
तोंडीं बचन. घालून : त्यास म्हटलें, बालाकाकडे परत 


जाऊन - याप्रमाणें. त्याशीं बोळ. ६ तो त्याजकडे परत । 
१ैऊर 


म्हणून मीं तुला येथे आणिलें आणि तूं तर त्यांस 
आशीवाद... दिला. १२ त्याने म्हटलं, परमशथर जें 
क्रांहीं. माझ्या मुखांत घालील तेंच मी. जपून 
बोललं पाहिजे ना £ १२३ बालाक त्यास म्हणाला, 
चल, मजबरोबर दुसऱया . स्थळीं ग्रे: तथून त 
तुझ्य़ा दृष्टीस पडतील, पण त॑ संव तुला दिसा- 
चयाच नाहींत, केवळ . अगदीं. कडेकडेचे दिसतील: 
माझ्यासाठीं तेथून त्यांस शाप द. १५४ तो. त्यास 
पिसगाच्या माश्यावर सोफिमाचा माळ आहे तेथे 
घेऊन गेला; तेथें त्याने सात वेद्या बांथिल्या व प्रत्येक 
वेदीवर एक एक ग्रोऱ्हा व एक एक मेंढा आर्पिला. 
१५. मग बलाम बालाकास म्हणाला, तूं. तेथें आपल्या 


1000 कोत 





मी जरा पलीकडे परमेश्वराचे 
१६ परमेश्ररानं बलामास दशन 


होमबलीपाशीं थांब, 
दशन. घेऊन येतों. 


दिलं आणि म्हटलं, बालाक्राकडे परत जाऊन त्यास 


असें बोल, १७ तो त्याजकडे पेरत गेला तेव्हां 
बालाक मवाबी सरदारांसह होमबलीपाशी उभा होतां 
आणि बालाकानें त्यास विचारिले, परमेश्रर काय 
बोलळ्ला £ १८ तेव्हां त्यानें आपलें क्रवन आरंभिले: 
वालाक्रा, ऊठ, कान दै; 
सिप्पोरपुत्रा, माझें ऐकून घे: 

१९. देव कांहीं मनुष्य नाहीं कीं त्यानें लबाडी करावी; 
ता. क्रांही मानवजात. नाहीं करीं म्यान अनुताप 
करावा; 
तो बोलला तसें तो कराबयाचा नाहीं काय € 
भाक देऊन ती तो पुरी कराबयाचा नाहीं काय : 

२० पाहा, आशीवाद देण्याची मला. आह्ञां 

झली आहे; * 
त्यानें आश्ीवोदय दिला आहे, 
“तो मला उलटतां यरेत नाही. 

२१ त्याने याकोबांत कांहीं अधम पाहिला नाही, 
डुक्याएलांत क्रांही अन्याय पाहिला नाहीं; 
त्याचा ढव परमेश्रर त्याजबरोबर आहे, 
राजाचा जयघोष त्यांच्यामध्ये होत आहे. 

२२९ देवाले त्यांस मिसर देशांतून बाहेर आणिले; 
गव्याचं बळ त्याचे ठायी आहे. 

२३ याकोबावर कांहीं मंत्रतंत्र मुळींच सालावयाच 

नाहींत: 

शक्ाएलावर कांहीं अटक चालावयाचं नाहीं. 

योग्य समयी याक्रोषष ब इल्लाएक यांविषसी 
असें म्हणतील, 

देवाने काय हें अजव केलं ! 

: २४ पाहा, हें राष्ट्र मिंहिणीसारखें उठत आहे, 

सिंहाप्रमाणे तें उभें रात आहे; 

शिकार भक्षण करीपर्यंत, 

बधलेल्यांचें रुभिरे प्राहन करीपर्यंत 

तो बसावयाचा नाहीं. 


* | ठेव. ३० बालाकानं बलामाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
त्यान प्रत्यक वेदीवर एक एक गोऱ्हा व॑ एंक एक 


२५ बालाक बलामास म्हणाला, "तू त्यांस झञापंहि 
देऊं नक्रो आणि आशीवादहि देऊं नको. २६ तरा 
बलाम बालाकास म्हणाला, परमेश्वर सांगेल त्याप्रमाणेंच 
मला केलें पाहिजे असें. मीं तुला सांगितलं 
नव्हतें काय £: २७ मग बालाक बलामास म्हणाला, 
आलां चल, मी तुला दुसऱ्या ठिकाणीं नेतो तेथन तू 
माझ्याकरितां त्यांस जाप द्यावे असें कदाचित्‌ देवाच्या 
इच्छेस येईल. २८ तेव्हां वालाकाने बलामास राना- 
समोरील पौर डोंगराच्य़ा माथ्यावर नेळें. २९ आणि 
बलाम बालाकास म्हणाला, य्रेथे॑ मजसाठीं सात 
बेद्या वांधे आणि सात. गोर्‍हे व सात. मेंढे 'जयार 
केलेंः 


मेंढा. आर्पिला. १ इस््रा/लास आशीबाढ 
देण्याचा परमेश्वराचा मानस आहे. असें 
बलामानं पाहिलं तव्हा ता. पूर्वीप्रमाणे शकुन 
पाहावयास गला नाहीं, तर त्यानें आपलें तोंड रानाकडे 
केलें. २ बलामानं ऑपले डोळे बर करून पाहिलें 
तों इत्ाएल लोक आपल्या वंशांप्रमा्णे वस्ती करून 
आहेत असें त्याच्या दृष्टीस पडळ. आणि परमे- 
राचा आत्मा त्याजवर उतरला. ३ त्यानं आपले कवन 
आरंभिले ते हं: न 
बौराचा पुन्न बलाम बोलत आहे, 
लो डोळे मिटन पोलत आहे. 
४ जो देवाची वसन श्रवण कारितो. 
जो डोळे उघहून सर्वसमथोयें दशन पावतो 
आणि देडवत घालिलो, 
त्याची ही वाणी आहे: 
५, है ग्राकोग्रा, दुझे डेरे, 
हे. शइखाएहा, तुझी निंबासत्याते करिती रमणीय 
आहेत 
६ स्वोर्‍्यांम्रमाणे, नदीतीरींच्या बागांप्रमाणे, 
त्यांया बिस्लार आहे : । 
।  वरमेभराने लाविलेल्या अगक बृक्षांप्रमारणे, - . 
|. पाण्याजवळच्या गंधसल्ममाणे हो आहेत. 


4क्जञ्ऱे 


अ« २४५७-२५ 





त्याच्या मोटांतून पाणी वाहील, 
त्याच्या बीजाला बहुत जलाचा लाभ घडेल; 
त्याचा राजा अगागाहून महान्‌ होईल 
. च॒ त्याच्या राज्याचा उत्कंषे होईल. 
<. देवाने त्यास मिसरांतून बाहेर आणिलें आहे; 
त्याचं बळ गव्याच्या बळासारखें आहे 
विरोध करणाऱ्या राष्ट्रास तो ग्रासून टाकील, 
त्यांची हार्डे मोडून त्यांचा भुगा करील 
अपल्या बाणांनी त्यांस विंधील. 
<« तो सिहाभ्रमाणे, सिंहिणीप्रमाणें बसला 
त्याने दबा धरिला आहे, 
त्याला कोण छेडीलळ १ 
जो कोणी तुझे. अभौष्ट चिंतील त्याचें 
होईल 
तुला शाप देईल तो क्यापप्रस्त होईल. 
१० तेव्हां बलामावर बालाकाचा क्रोध भडकला; तो 
हातावर हात आपटून बलामास म्हणाला, माझ्या 
झत्रूंस शाप द्यावा म्हणून मीं तुला बोलावून आणिलें 
आणि तूं तर असा तीन वेळां त्यांस आज्ीवीदच दिला 
११ तर तूं येथून निघून स्वस्थानीं पळून जा; तुझें 
फार गौरव करीन असें मीं म्हटळें होतें, पण आतां 
परमेश्वर तुझ्या गौरवाला आडवा आला आहे. 
१२ बलाम बालाकास म्हणाला, जे दूत तूं मजकडे 
पाठविले होते त्यांस मीं असें सांगितलें नव्हतें काय कीं 
१३ बालाकाने आपलें धर भरून सोनेंर्पें मला दिलें 
तरी परमेश्वराच्या. . सांगण्याबाहेर आपल्याच मनानें 
मला बरेंवाईेट कांहीं करितां येणार नाहीं १. परमेश्वर 
सांगेल तेंच मी बोलेन. १४ आता पाहा, मी 
आपल्या लोकांकडे जात आहे, तरी अखेरीस हे 
लोक तुझ्या प्रजेचे कायकाय करणार तें. तुला सांगून 
ठेवितो. १५ मग त्यानें आपलें कवन पुढें चालविले, 
तो म्हणाला : 
बौराच! पुत्र बलाम बोलत आहे, 
तो डोळे मिटून बोलत आहे; 
१६ जो देवाची बचनें श्रवण करितो, 


आहे, 


अभीष्ट 








जो परात्पराचें ज्ञान जाणतो, 
जो डोळे उघहून सववेसमर्थाचें दर्शन पावतो 
आणि दंडवत घालतो, 
त्याची ही वाणी आहे: 
१७ मी त्यास पाहतो पण तो अजून दिसत नाहीं; 
त्यास न्याहाळितों पण तो जवळ नाहीं; 
याकोबांतून एक तारा उद्य पावेल, 
आणि इस्माएलांतून एक राजदंड निघेल, 





एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत तो 
मवाबाचा चुराडा करील, 
सवे दृंगेखोरांस चीत करील. 
१८ त्याचे शत्तु अदोम ब सेईेर हे. त्याच्या 
ताब्यांत येतील 
तोंवर इस्राएल आपला प्रभाव दाखवील. 
१९ याकोबांतून एक नियंता निघेल, 
तो नगरांतील अवशिष्ट जनांचा विध्वंस करील, 


२० मग त्यानें अमालेकास अनुलक्षून आपलें कवन 
म्ह्टले, 
अमालेक राष्ट्रांमध्ये श्रेष्ठ होता; 
पण अंतीं त्याचाहि लय होईल. 
२१ मग केनी लोकांस अनुलक्षून त्याने आपटे कवन 
पुढें चालविले: 
तुझें वसतिस्थान तर मजबूत आहे, 
तुझें घरटे खडकांत आहे. 
२२ तरी कोइन उजाड होईल, 
व अंतीं असार तुला बंदिवान करून नेईल. 
२३ तो आपलें कवनं आणखी पुढें चालवून म्हणाला : 
हाय ! हाय ! देव हे घडवून आणील तेव्हां 
कोणाचा बचाव होईल १ 
२४ तरी कित्ती यांच्या किनाऱ्याहून जहाजें. येतील 
तीं असह्रास व एबेरास त्रस्त करितील 
अंतीं त्यांचाहि नाश होईल. 
२'५ मग बलाम उठून स्वस्थादी परत गेला आणि 
वालाकहि मागेस्थ झाला. 
१ अथबा: केन 


१ड 


अ० २१५६१-२६१११ 





“9 इस्राएल लोक शिद्रिमांत राहत असतां 
«ते मवाबी कन्यांशीं व्यभिचार करू लागले; 

२ त्या स्त्रिया त्यांस आपल्या देवांच्या यज्ञांस 
बोलावू लागल्या; तेथे ते भोजन करून त्यांच्या देवांस 
नमन करूं लागले. ३ ह्या प्रकारें इस्राएल लोक बाल- 
पौराच्या भजनी. लागले; म्हणून परमेश्वराचा कोप 
त्यांजवर भडकला, ४ आणि परमेश्वराने मोशाला 
म्हटळें, लोकांचे सवे सरदार पकडून मजकरितां उन्हांत 
फासावर चढीव म्हणजे माझा भडकलेला कोप 
इस्राएलांवरून टळेल. “ तेव्हां मोशाने इस्राएलांच्या 


न्यायाधीझांस सांगितले, तुमच्या ताब्यांतले जे लोक 


बाल-पौराच्या भजनी लागले आहेत त्य एकुणएकाचा 
वध करा. ६ तेव्हां, पाहा, मोशासमोर व दर्शनमंडपाच्या 
दाराशी इस्माएलांची सवे मंडळी रडत असतां त्यांजसमोर 
एका इश्लाएली पुरुषार्ने एका मिद्यानी स्रीस आपल्या 
भाऊबंदांकडे आणिलें. ७ हें पाहून अहरोन याजकाचा 
नातू, एलाजाराचा पुत्र फिनहास याने मंडळींतून 
उठून हातीं बरची घेतली; ८ आणि तो इस्राएल पुरुष 
डेऱ्यांत गेल्यावर तोहि त्याच्या पाठोपाठ गेला, आणि 
तो पुरुष व ती ल्ली या उभयतांच्या पोटांत त्यानें 
बरची भोसकिली. त्या योगें इस्वाएलांत मरी पसरली 
होती ती थांबली. ९ मरीनें चोवीस हजार मनुष्ये 
मृत्यु पावली. 

१० मय परमेश्वराने मोशाला म्हटलें , १9 इस्राएल 
लोकांपकीं अहरोन याजकाचा नातू . एलोजाराचा पुत्र 
फिनह्मस ह्यानें . माझ्या देष्येने इंष्यांयुक्त होऊन 
इस्ताएळ लोकांवरला माझा संताप दूर केला म्हणून मीं 
आपल्या देष्येनें त्यांचा संहार केला नाहीं. १२ यास्तव 
त्याला असें सांग कीं मी्‌ त्याजशीं माझा शांतीचा करार 
करितों; १३ त्याच्याकरितां व त्याच्या भागून त्याच्या 
संततीकरितां हा निरंतरच्या याजकत्पचा करार 


होय; कारण आपल्या देवाबिषयीं त्याला देर्ष्या प्राप्त होऊन : 
त्यातें इखाएल लोकांसाठॉ प्रायश्रित्त केलें. १४ मिद्यानी | 
1 बरोबर त्यांसहि गिळून टाकिळें, व ते दृष्टांतादासल 
नांव जिश्नी; हा साळूचा पुत्र असून शिमोनी वंशांतला : 


छ्रीबरोबर ज्या इस्राएली पुरुषास ठार मारिटें त्याचें 





आपल्मा पितूकुळाचा सरदार होता. १५: जी 
मिद्यानी खरी जिवे मारिली तिचें नांव कजंबी; ही 
सुराची कन्या होती आणि हा सूर एका मिद्यानी पितृ- 
कुळाचा प्रमुख होता. 

१६ भग परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, 
१७ मिद्यान्यांचा पिच्छा पुरवून त्यांजवर मारा कर; 
१८ कारण पौराच्या व कजबीच्या बाबतींत तुम्हांला 
भुरळ धाळून ते त्रस्त करीत आहेत; कजबी ही 
एका मिद्यानी सरदाराची कन्या असून मिद्यान्यांची 
जातबहीण होती; ' पौरामुळें मरी उद्भवली त्या 
दिवशीं तिला जिवें मारिले होतें. 

१ मरी येऊन गेल्यावर परमेश्वराने मोशाला 
२६ आणि अहरोन याजकाचा पुत्र एलाजार याला: 
सांगितले, २ इस्लाएलाच्या मंडळींत जेवढे वीस 
वर्षांचे व त्यांहून अधिक वयाचे असून युद्धास लायक 
असतील, त्यांच्या पितूकुळांप्रमार्ण त्या सवौची गणती 
कर. २ त्याप्रमाणें मोझे आणि एलाजार याजक 
यांनीं यरीहोपाशीं यैऊंन यादेन नदीतीरी मवःबाच्या 
मैदानांत त्यांस सांगितळें की ४ मिसर देशांतून मोझे 
व इस्लाएक लोक आले तेव्हां त्यांस परमेश्वराने आश्ञा 
केली त्याप्रमाणे वीस वर्षांच्या व त्यांहून अधिक 
वयाच्या पुरुषांची गणती करा. 

५ इद्माएलाचा प्रथम जन्मलेला रऊबेन; त्याचे पुत्र 
हनोख व त्याचें हनोखी कुळ, पहू याचें पहठूवी कुळ, 
६ हेरोन याचें हेशोनी कुळ; कर्मी याचें कर्मी कुळ; 
७ टी रऊबेनी कुळें; त्यांची मोजदाद केली ती प्रेचाळीस 
हजार सातर्जें तीस भरली. ८ पट्ठचा पुत्र अलीयाब; 
२९ अलीयाबाचे पुत्र नमुवेल, दाथान व अबौराम; है 


.दाथान व अबीराम मंढळींतळे निवडक पुरुष होते; 


कोरहाच्या मंडळीने परमेश्वराशी विरोध केला तेव्हां यांनीं 
त्या मंडळीस सामील होऊन मोझे व अहरोन याशीं 
विरोध केला; १० त्या अडीचद्धों पुरुषांस अभीने भस्म 
केलें, त्या समयीं भूमीर्न आपलें तोंड उघडून कोरहा- 


झाले; ११ पण कोरहांच्या पुत्रांचा संहार झाला नाहीं. 


१७५ 


अ० २६५१२-४९ 





. ज्यांपासून कुळें निप्जलीं ते शिमोनाच पुत्र | 


हे: नसुवेलाचें नमुवेली कुळ, यामीनाचें यामीनी कुळ, 
याखीनाचें याखीनी 5ळ, १३ जेरहाचें जेरही कुळ, 
शोलाचें शोली कुळ; १४ ही शिमोनी कुळें: यांचे 
बावीस हजार दोनर्दो लोक भरले. 

१५. ज्यांपासून कुळ निपजलीं ते गादाचे पुत्र हे: 
सफोनाचें सफोनी कुळ, हग्गीचें हृग्गी कुळ, शनीचे 
छझूनी कुळ, १६ आजनीचे आजनी कुळ, एरीचें 
एरी कुळ, १७ अरोदार्चे अरोदी कुळ, अरेलीचें 
अरेळी कुळ; १८ हीं गादी कुळें: यांचे चाळीस 
हजार पांचरदों लोक भरले. 

१९ यहूदाचे पुत्र ए व ओनान हे कनान देद्यांत 
मरण प्राबले. २० ज्यांपासून कुळें निपजलीं ते 
यहूदाच पुत्र हे: शेलाचें ठोलानी कुळ, पेरेसाचें पेरेसी 
कुळ, जेरहाचें जेरही कुळ. २१ पेरेसाचे वंश हे 
होते: हेल्लोनाचें हेक्लोनी कुळ, हामूलाचें हामूली कुळ: 
२२ ही यहूदाची गणती झाली. तीप्रमाणे त्याच्या 
कुळांचे शाहलर हृजार पांचर्शे लोक ' मरठे. 

२३ ज्यांपासून कुळें निपजलीं ते इस्साखाराचे पुत्र 
हे: तोलाचें. तोलाई कुळ, पुवा याचें पूची कुळ, 
३४ याशबाचें याश्ूबी कुळ. शिन्नोनाचें शिश्नीनी कुळ: 
२५ गणती झाली तीप्रमाणें त्याच्या कुळांचे . चौसष्ट 
हजार तीनशे लोक भरले. 

२६ ज्यांपासून कुळें निपजल ते जबुळूनाचे पुत्र 
हे: सेरेदार्चे सेरेदी कुळ, एलोनार्चे एलोसी. कुळ, 
याइलेलाचें ग्राहलेली कुळ: २७ ही जबुलूनाची गणती 
झाली तीप्रभाणे त्याच्या कुळांचे साठ हजार पांचशे 
लोक भरले. 

२८ ज्यांपासून कुळें निपजठीं ते योसेफाचे पुत्र 
मनःशे ष एफ़ाईेम. २९ मनदशाचे वंडज : माखीराचें 
माखीरी कुळ, आणि माखीराला गिलाद झाला: गिलादाचें 
गिलादी कुळ. ३० गिलादाचे पुत्र हे: शयेजेराचें इयेजेरी 
कुळ, हेलेकाचें हेलेकी कुळ, ३१ अशियेलाचें 
अख्रियेली कुळ, शेगेमाचें शेखेमी कुळ, ३२ शमीदाचें 
शमीदाई कुळ ब हेफेराचे हेफेरी कुळ. ३३ हेफेराचा 


गणना 








पुत्र सलाफहाद याला पुत्रसंतान नव्हते, कन्या मात्र 
होत्या; आणि सत्प्रफहादाच्या कन्यांचीं नांवे महला, 
नाआ, हाग्ठा, मिल्का व तिरसा. ३४ हीं मनझ्शार्ची 
कुळें, यांचे बावन्न हजार सातडों लोक भरले. 

३५ ज्यांपासून कुळें निपजलीं ते एफ़ाइमाचे पुत्र 
हे: श्रथेलाहाचें शू्थेलाही कुळ, बेकेराचें बेकेरी कुळ, 
व तहनाचें. तहनी कुळ. ३६ शूथेलाहाचे वेशज हे: 
एरानाचें एरानी कुळ. ३७ ही एफ़ाइमाच्या संतानाची 
गणती झाली तीप्रमाणें त्याच्या कुळाचे वत्तीस हजार 
पांचे ठोक भरले. ही. सगळी योमरफाच्या वेशजांचीं 
कुळें होत. 

२३८ ज्यांपासून कुळें निपजलीं ते बन्यामिनाचे पुत्र 
हे: बेलाचे बेलाहे कुळ, आडहाबेलाचें आहनेली कुळ. 
अहीरामार्चे अहीरामी कुळ, ३५ शफ़फामाचें शफ़फामा 
कुळ, हूफामार्चे .हूफामी कुळ, ४० बेलाचे पुत्र 
आदे व॒नामान हे होते; आदांचें आदौ. कुळ, 
नाभानाचें नामानी कुळ. ४१ ही बस्य़ामिनाच्या 
संतानाची गणती झाली तीप्रमार्णे त्याच्या कुळांचे 
पंचेचाळीस हजार सहाहे लोक भरले. 

४२ ज्यांपासून कुळे निपञलीं ते. दानाचे पुत्र 
हे: शहामार्चे शह्टामी कुळ. ही दानाची कुळें ल्यांच्या 
कुळांप्रमाणें होत. ४३ ही झह्वामाची गणती झाली 
दीप्रमाणे ल्याच्या कुळांचे चौसष्ट हजार चारशे लोक 
भरले. 

“४४ ज्ज्यांपासूत कुळें निपजलीं तें आहेराचे 
पुत्न हे: इतरा याचें इग्नी कुळः इश्ी याचें दुधी 
कुळ; अरीया याचें बरीथी कुळ, ४५ बरीयाच्या 
बंशांतल्या हेबेराचे हेग्ेरी कुळ व मालकीएलाचें 
माळ्कीएली कुळ. ४६ आशेराच्या कन्येचे नांव 
सेराह होतें. ४७ ही. आकहोरांची गणती झाली 
तीप्रमाणें त्याच्या कुळांचे भपत्न हजार चारशे 
डोक भरले. 

४८ ज्यांपासून कुळें निपजली ते. नेफतालोचे 
पुत्र हे : याइसेलाचें याहसेली कुळ, गूतीचें गूनी कुळ, 
४९ येसेराचें येसेरी कुळ व शित्रिसाचे शिह्विमी कुळ 


१७६ 


अ २८५५०-२७१३ 





«० ही नफतालीची गणती झाली तीप्रमाणें त्याच्या | नव्या गणनेत नव्हता. ६५ कारण परमेश्वराने त्यांच्या- 


कुळांचे पंचेचाळीस हजार वारशें लोक भरले. 


विषयीं सांगितलें होतें कीं ते रानांत अवश्य मृत्यु 


: ५१ इल्लाएलांची गणती झाली ती सहा लक्ष एक | पावतील. यफुत्नेचा पुत्र कालेब आणि नूनाचा पुत्र 


हजार सातशे तीस भरली. 

: ५२ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें, ५३ यांच्या 
संख्येप्रमाणें या देदात्वे धतन यांच्यामध्यें वांटून द्याव- 
याचें आहे. ५४ अधिक संख्येच्या लोकांस अधिक 
वांटा द्यावा व कमी संख्येच्या लोकांस कमी वांटा 
दाबा; प्रत्येक कुळांस त्याच्या त्याच्या टिपलेल्या संख्ये- 
श्रमा्णे वतन द्यावे: ५५ पण चिठ्या टाकून जमीन 
वांटण्यांत यावी; त्यांच्या पितूकुळांतील प्रत्येक 


भन्रामाच्या तीचे नांव योखबेद, ही 
जन्मलेली लेव्याची कन्या; अनल्लामाला तिज- 


यहोशवा यांच्याखेरीज त्यांच्यांतला एकहि पुरष 
उरला नाहीं. ) 
१ झग योसेफाचा पुत्र मनस्ये याच्या चंश्यां- 
२१५७ तला सलाफहाद बिन हेफेर बिन गिलाद बिन 

मांखीर याच्या कन्या पुढें आल्या; त्यांची नांवें 
महला, नोआ, हाम्ला, मिल्का व तिरसा हीं होती. 
२ मोझे, एलाजार याजक, सरदार व सवे मंडळी 
यांजसमोर दरेनमंडपाच्या दारापाशी त्या उभ्या राहून 
म्हणाल्या, ३ आमचा पिता रानांत मृत्यु पावला, आणि 
ज्या मंडळीने कोरहाच्या मंडळीस सामील होऊन 
परमेश्वराचा विरोध केला त्यांत तो नव्हता तर 


- | आपल्याच पापावस्थेंत तो मेला; त्याला कांहीं पुत्रसंतान 


नव्हतें. ४ तर पुन्रसंतान नाहीं एवढ्याने आमच्या 
पित्याचे नांव कुळांतून कां बुडावें £ आम्हांलाहि 
आमच्या पित्याच्या आप्तांबरोबर क्तन द्या. ५ मोझानें 
त्यांचें हे॑ प्रकरण परमेश्वरापुढे ठेविले. ६ परमेश्वराने 
मोझ्याला सांगितले, ७ सलाफहादाच्या कन्या बोलतात 
ते बरोबर आहे; . त्यांच्या पित्याच्या भाऊबंदांबरोबर 


पासून अहरोन व मोझे आणि त्यांची बहीण मियोम तूं त्यांस अवश्य दायभाग द्यावा; त्यांच्या बापाचे वतन 
हीं अपत्ये झाली. ९० अहरोनास * नादाब, अनीहू, | त्यांच्या नांवें कर. ८ तूं इस्राएल लोकांस असें सांग, 
एलाजार व इथामार हे झाले. ६१ नादाब द अबीहू यांनीं | कोणी मनुष्य निपुत्रिक मेला तर त्याचें वतन त्याच्या 
परमेश्वरासमोर अशास्त्रोक्त अभि पेटविला तेव्हां ते । कन्येस द्यावे. « त्याला कन्या नसली तर त्याचें वतन 
ठार झाले. ६२ लेव्यांपैकी एका महिन्याच्या ब । त्याच्या भावांस द्यावे. १० त्यांचे कोणी भाऊ नसले 
वरच्या वयाच्या पुरुषांची गणती केली ते तेवीस । तर त्याचें वतन त्याच्या चुल्तभावंडांस द्यावे. ११ त्याला 
हजार भरले; इख्ताएळ लोकांबरोबर लळेव्यांची ग्रणती | कोणी चुलतभावडें नसली तर त्याच्या कुळापैकी जो 


केली नाहीं याचे कारण हेच कीं त्यांस इल्लाएल 
लोकांबरोबर वतन दिलें बव्हतें. 

६२१ मोझे व॒ एलाजार याजक यांनीं मवाबांच्या 
मैदानांत यरीहोपाशीं यादेन नदीतीरी इस्राएल: लोकांची 
गंथती केली ती एवढी भरली; ६४ पण सीनाय 
रानांत मोशानें ब अहरोन याजकानें इ्वाएल लोकांची 


जवळचा नातलग असेल त्याला तें वतन द्यावे, म्हणजे 
तो ते भोगील; परमेश्वराने मोशाला आज्ञा दिली त्या- 
प्रमाणें इत्लाएलासंबंधाने:हाच-निर्णय समजावा. 

*. १२९. भग परमेश्वराने मोशाला सांगितठें, तूं ह्या 
अबारीम :पवेतावर चहून जा व तेथून जो देश मी 
इस्राए लोकांस दिला आहे तो पाहा. १३ तूं तो 


गणती केली होती त्यांपैकीं या प्रसंगीं एकहि पुरुष या पाहिल्यावर तुझा भाऊ अहरोब याच्याप्रमाणें पितरांस 


१२ 


१७७ 


अ०-२७१२-रट:१९ 


गणना 





जाऊन मिळज्ीील; १४ कारण सीन रानांत मंडळीचे 
भांडण झालें त्या समयी त्या झऱ्यापाशीं त्यांच्यासमोर 
! माझें पावित्र्य प्रदा्दीत करावें अशी जी माझी आज्ञा 
तीविरुदध. तुम्ही गेला. ( हा .सीन रानांतील कादेठा 
येथील मरीबा नामक झरा. ) १५ मोझानें परमेश्वरास 
सांगितले, १६ अखिल प्राणिमात्रांचा जो देव त्यानें 
यां मंडळीवर एका पुरुषाची नेमथूक करावी; १७ तो 
त्यांच्यापुढे येजा करील आणि त्यांच्या येण्याजाण्या- 
संबंधानें . त्यांचा नेता होईल; अश्याने परमेश्वराची 
मंडळी मेंढपाळ नसलेल्या . शेरडांमेंढरांप्रमाणें असा- 
वयाची नाहीं. १८ तेव्हां परमेश्वर मोझाला म्हणालः, 
तू. नूनाचा.. पुत्र यहोशवा यास आणून. त्याजबर हात 
ठेव;. त्याच्या ठायी माझा. आत्मा वसत आहे. 
१९ एलाजार याजक व सवे मंडळी यांच्यासमोर त्यास 
उभें कहूनं त्यांच्यादेखत. . त्याला अधिकारारूढ कर. 
२० आपली कांहीं मानमयादा त्याला दे; म्हणजे इत्ा- 
एलाची मंडळी त्याचें मानील. २१ तो एलाजार याजका- 
पुढें उभा राहील आणि त्याच्या वतीने एलाजार 
उरीमाच्या द्वारे परमेश्वराला प्रश्न विचारील; त्याच्या 
हुकमार्ने तो सवे इस्लाएह मंडळीसह. येजा करील. 
२२ परमेश्वराच्या ह्या आज्ञेप्रमाणे मोशाने केलें; त्यानें 
यहोशवास आणून एलाजार याजक व सवे मंडळी यांच्या- 
समोर उभें केलें; ९३ आणि परमेश्वराने मोशाच्या द्वारें 
सांगितलें होतें त्याप्रमाणे. त्यानें त्याजवर हात ठेवून 
त्यास अधिकारारूढ केलें 


१ परमेश्वराने मोशाला सांगितळें, २ इल्ला- 
शट एळ लोकांस आज्ञा कर कीं, मला सुवासिक वाटेल 
ी असें हव्यरूप भोजन तुम्ही मजप्रीत्यर्थ नियमित 
समयी आपिण्याचें स्मरण ठेवा. ३ आणखी. तूं त्यांस 
सांग, परमेश्वराप्रीत्यर्थ जें हव्य तुम्ही अपावें ते हें: 
मित्य होमार्पणासाठीं रोज एक एक वर्षांची दोन 
निदोष कोकरें अर्पावी. ४ एक कोकरू. सकाळीं वं 
दुसरे सायंकाळी; ५ आणि कुटून काढिळेल्या एक 
चतुर्थाश्ष हिन तेलांत मळछेल्या एक- दशमं . एफा 


सपिठाचे अन्नापेण करावे. ६ हा नित्याचा होमवलि 
परमेश्वराला सुवासिक हव्य व्हावा असें सीनाय पवेता- 
वर विहित केटें होतें. ७ त्याबरोबरचें पेयापण 
एका कोकरामार्गे एक चतुर्थांश हिन असावें, म्हणजे 
फरमेश्वरासाठी तूं पवित्रस्थानीं मदिरेचें पेयापेण ओतावे. 
८ दुसरें कोकरू सायंकाळीं अपोवें; सकाळचें अन्नापेण 
व त्याबरोबरचें पेयापेण यांप्रमाणे परमेश्वरास सुवासिक 
हन्य म्हून अपावें. । 

९ द्र शब्बाथ दिवशी एक एक वर्षाची दोन 
निर्दोष कोकरे आणि अन्नापेणासाठीं तेलांत मळलेले 
दोन दशमांदा सपोठ व त्याबरोबरचें फ्रेयापेण हीं 


अपौर्वी; १० नित्य होमार्षण व त्याबरोबरचें 
पेयापैण यांशिवाय आणखी हा होमबलि प्रति 
शब्बाथदिनीं अपावा. 


११ प्रत्येक महिन्याच्या प्रतिपदेस परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
होमार्पण कराबें; दोन गोर्‍हे, एक मेंढा आणि सात 
एक एक बर्षीची निर्दोष कोकरें अर्पावी; १२ प्रत्येक 
गोऱ्ह्यामागे तेलांत मळलेळें तीन दशमांदा एफा सपीठ 
आणि प्रत्येक मेंढ्यामारगे तेलांत मळलेले दोन दरामांश 
एफा सपीठ, १३२ आणि प्रत्येक कोकरामा्गे तेलांत 
मळलेळें एक दशमांश एफा सपीठ एवढें सर्व अन्नापेण 
द्यावे; हा. सुवासिक होमबलि परमेश्वराधरीत्यर्थ हव्य 
होहेळ. १४ त्यानरोबरचीं पेयार्पणें हीं असावी; 
गोऱ्ह्यामा्गे अधो हिन, मेंड्यामार्गे एक तृतीयांरा हिन 
आणि कोकरामा्गे एक चतुर्थांश हिन द्राक्षारस; वर्षांतील 
प्रत्येक महिन्यांत होमबलि आर्पावयाचा तो हा. 
१५. आणखी - परमेश्वराप्रीत्य्थ पापार्पण म्हणून एक 
बकरा द्यावा; नित्य होमापेण व त्याबरोबरचें पेयार्पण 
यांबिबाय आणखी तो अपोवा. 

१६ पहिल्या महिन्याच्या « चतुदेक्षीस परमेश्वराचा 
ब्रल्हांडहण सण पाळावा. १७ तसाच. या महिन्याच्या 
पैघरव्या. दिकशींहि सग पाळावा; सात दिवस बेखमीर 
भाकर खादी. १८ पहिल्या दिवशीं पवित्र मेळा भरवावा 
व॒ त्या दिवशीं कांहीएक अंगमेहनतीर्चे काम करू नये. 
१९ या दिवशीं तुम्ही परमेश्वराप्रीत्वर्थ एक हब्य 


१9्ट 


गणना 


होमार्पण करावें; दोन गोऱ्हे, एक मेंढा व 
एक एक वषाची सात कोकरें अर्पावीं; हीं सवे निर्दोष 
असावीं; २० त्यांबरोबरचें अन्नाप॑ण म्हणजे तेलांत 
मळलेले सपीठ असावें; गोऱ्ह्यामागे॑ तीन दशमांश 
एफा आणि मेंढ्यामा्गे' दोन ददामांहा एफा सपीठ 
अपोर्वे; २१ आणि सात कोकरांपॅकीं प्रत्येक कोकरा- 
मागे एंक दडामांशा एफा सपीठ अपावें; २२ तुम्हा- 
साठीं प्रायश्वित व्हावें म्हणून पापार्पणासाठी एक 
बकराहि अपावा. २३ सकाळचा जो नित्य होम 
विहित . केला आहे त्याखेरीज हीं अपांवीं. २४ या 
प्रकारें सात दिवसपर्यंत दररोज तुम्हीं हव्यरूप भोजन 
अपांवें; हें परमेश्वराला सुवासिक वाटेल; नित्य होमार्पण 
क त्याबरोबरचें पेयापंण यांशिवाय आणखी हें अपांवें. 
२५ सातव्या दिवशीं तुम्ही पवित्र मेळा भरवावा 
आणि त्या दिवशीं तुम्हीं कांहींएक अंगमेहनतीचें काम 
करूं नये. 

२६ सप्तकांच्या सणांत प्रथम फळें आर्पिण्याच्या 
दिवशीं तुम्ही परमेश्वराला नव्या अन्नाचें अर्पण कराल 
तेव्हांहि तुम्ही पवित्र मेळा भरवावा; त्या दिवशीं 
कांहींएक अंगमेहनतीचं काम करू नये; २७ परमेश्वराला 
सुवासिक हबव्य व्हावें म्हणून एक होमार्पण करावें; 
दोन गोऱ्हे, एक मेंढा व एक एक वर्षांची सात 
कोकरे; २८ आणि त्याबरोबरचें अन्नार्पण तेलांत 
मळलेल्या. सपिठाचें असावें. - म्हणजे गोऱ्ह्यामागें तीन 
दशमांहा& एफा व मेंढ्यामागे दोन दरशमांदा एफा, 
२९ आणि- त्या सात कोकरांपैकीं प्रत्येक कोकरामागें 
एक दरदामांदा एफा सपीठ अपावें; ३० तुम्हांसाठी 
प्रायश्चित्त व्हावें म्हणून एक बकरा अर्पावा. ३१ हीं 
सवे निर्दोष असावी; आणि नित्य होमापेण व 
त्याबरोबरचें अन्नार्पण . यांखेरीज ही अपोवीं व 
त्यांबरोब्नरचीं पेयापणें अपांवीं. 

१ मग सातव्या महिन्याच्या प्रंतिपदेस 

२९ पवित्र मेळा भरवावा; त्या दिवशीं अंगमेहनतीचें 
कांहों काम करू नये; हा तुमचा करणे 
बाजविण्याचा दिवस होय. २ परमेश्वराम्रीत्यये सुवासिक 





अ० २८:१९--५९:१५ 





हव्य म्हणजे अथोत, एक गोऱ्हा, एक मेंढा आणि. 
एक एक. वर्षाची सात निदोंष कोकरें हीं अर्पावी; 


३ त्यांबरोबरचें अल्नार्पप तेलांत मळलेल्या सपिठाचें 
असावें; गोऱ्य्यामागे तीन दशांश, मेंढ्यामार्गे . दोन 
दशमांहा, ४ आणि सात कोकरांतल्या एक एक 
कोकरामागें एक दरशमांश एफा सपीठ अपोवें, 
र. आणि तुम्हांप्रीत्यय प्रायवित्त व्हार्वे यासाठीं पापार्पणे 
म्हणून एक बकरा अर्पावा; ६ मासारंभींचें होमापण 
आणि त्याबरोबरचें अन्नार्पण, तसेंच नित्य होमार्पण 
व॒त्याबरोबरचे अन्नापण व त्यांबरोबरचीं पेयारपर्णे 
या सर्वाखेरीज हे अर्पण परमेश्वराला सुवासिक हव्य 
म्हणून विधिपूर्वक अर्पावे. 

७ या सातव्या महिन्याच्या दशमीस तुम्हीं दवित्र 
मेळा भरवावा: त्या दिवशीं तुम्हीं आपल्या जिवास क्लेश 
होऊं द्यावा व कांहींएक काम कहूं नये; ८ आणि परमे- 
श्वराप्रीत्य्थ सुवासिक ह्य अपंण करावें तें येणेंप्रमार्णे : 
एक गोऱ्हा, एक मेंढा, एक एक वर्षाची सात कोकरे 
अर्पावी; हीं सर्व निर्दोष असावीं; ९ आणि त्यांबरोबर 
तेलाने मळलेल्या सपिठाचा अन्नबलि असावा; म्हणजे 
गोऱह्यामागें- तीन दशमांश  एफा, मेंढ्यामागें दोन 
दरमांश एफा, १० आणि सात कोकरांतल्या प्रत्येक 
कोकरामार्गे एक दरामांडठा  एफा याप्रमार्णे सपीठ 
अपांवें; ११ प्रायश्ित्ताचं पापार्पण, नित्य होमापेण व 
त्याबरोबर त्याचें अन्नाप॑ण आणि त्या सर्वांबरोबरची 
पेथापर्णे यांखेरीज पापार्पणाचा एक बकरा अर्पावा. 

१२' सातव्या महिन्याच्या पंधराव्या दिवशीं तुम्हीं 
पवित्र मेळा. भरवावा; त्या दिवशीं कांहीं अंगमेहनतीचें 
काम करूं न्य, आणि परमेश्वराप्रीत्य्ध सात दिवस 
सण पाळावा; १३. परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य 
म्हणून होमापण करावें तें हें : तेरा गोऱ्हे, दोन मेदे 
आणि एक एक वर्षांची चौदा कोकरें; हीं सवे निर्दोष 
असावीं; १४ त्यांबरोबर तेलार्ने . मळलेल्या सपिठाचा 
अन्नबलि असावा, म्हणजे तेरा गोऱ्ह्यांतील एक एक 
गोऱ्ह्यामागे तीन दरामांडा, दोन मेंढ्यांपेकीं. प्रत्येक 
मेंह्यामागें दोन ददामांश, १५. आणि चौदा कोकरां- 


१४९ 


अर २९८:१५-३०:५ 


गणना 





तल्या एकेका कोकरामागे . एक . दशांश सपीठ 


झर्पावे; १६ आणि पापारपेण म्हणून एक बकरा अरपावा; 
नित्य. होमार्पण व त्याबरोबरच अन्नापेण व पेयारपण 
यांखेरीज ही. अर्पण करावें. 

*१७ दुसरे दिवशी बारा गोऱ्हे, दोन मेंढे आणि 
एक एक वर्षाची निर्दोष : चौदा कोकरे अपोवी; 
१८. आणि त्यांबरोबर गोऱ्ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठीं व 
कोकरांसाठी त्यांच्या संख्येप्रसनाणें अन्नापेण व. पेयापेर्णे 
बिघिपूर्वक करावीं;...१९ आणि नित्य होमापेण व 
त्याबरोबरचें अन्नापण व. त्याबरोबरची पेयारपणें 
यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा. 

२० तिसरे दिवशीं अकरा गोऱ्हे, दोन मेंढे, एक 
एक वर्षाची निदोंष चौदा कोकरे अर्पावी, २१ आणि 
त्यांबरोबर गोऱ्ल्यांसाठी, मेंढ्यांसाठीं व कोकरांसाठीं 
त्यांच्या संख्येप्रमाणें विधिपूवेंक॑ अश्भापण व .पेयापेणें 
करावीं; २२ आणि पापापैण म्हणून. एक बकरा 
अपोवा; नित्य होमापण व: त्याबरोबरचें अन्नापैण व 
येयापण यांखेरीज हें अर्पण करावें . > 

२३ चौथे दिवशी दहा गोऱ्हे, दोन मेंढे, एक एक 
वर्षाची निर्दोष चौदा . कोकरे अपोवीं; २४ त्यांबरोबर 
गोऱ्ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठीं व. कोकरांसाठीं . त्यांच्या 
संख्येप्रमाणें विधिपूवेक आन्नापेण .व पेयापेणें. करावीं 
२५ नित्य होमार्पण आणि त्याबरोबरचें अन्नापेण व 
पेयापंण यांखेरीज पापापैण म्हणून एक बकरा अपोवा... 

२६ पांचने दिवशीं नऊ. गोऱ्हे, दोन मेंढे,..एक एक 
वर्षांची चौदा निर्दोष कोकरे अपोवीं; २७ त्यांबरोबर 
गोऱ्ह्यांसाठी, कोकरांसाठीं व मेंढ्यांसाठी त्यांच्या 
संख्येप्रमाणें बिधिपूर्वक अन्नार्पण व पेयार्पणे करावी; 
२८ आणि नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण व 
पेयार्पण यांखेरीज पापार्पण म्णून एक बकरा अर्पावा 

२९ सहावे दिवशीं आठ गोऱ्हे, दोन मेंढे, एक 
एक वर्षाची चौदा. निर्दोष कोकरें अर्पावी; ३० आणि 
त्यांबरोबर गोऱ्ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी ब॒ कोकरांसाठीं 
त्यांच्या संख्ये्रमाणें विधिपूवैक अन्नापेथ्ष व पेयापेणें 


पेयापणें यांखेरीज पापार्पण. म्हणून एक बकरा अर्पावा. - 

३२ सातवे दिवशी सात गोऱ्हे, दोन मेंढे, आणि 
एक एक वषोचीं चौदा निर्दोष कोकरें भपोवी; ३३ आणि 
त्यांबरोबर गोऱ्यांसाठी, मेंढ्यांसाठीं व कोकरांसाठीं 
त्यांच्या संल्येप्रमाणें विधिपूर्वक अन्नापैण व पेयापे्णे 
करावीं; ३४ नित्य होमापेण व त्यांबरोबरचें अन्नापण व 
पेयापेणें यांखेरीज पाफपेण म्हणून एक बकरा अपोवा. 

३५ आठवे दिवशीं तुम्हीं पवित्र मेळा भरवावा; 
या दिवशीं कांहीं अंगमेहनतीचें काम करूं नये; 
३६ परमेश्वराप्रीत्य्थ सुवासिक हव्य म्हणून होमापेण 
करावें तें असेः एक शोऱ्हा, एक मेंढा, व एक एक 
वषोर्ची सात निर्दोष कोकरे; ३७ आणि त्यांबरोबर 
गोऱ्ह्यांसाठीं, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठीं त्यांच्या 
संख्येप्रमा्ण विघिपूवेक अन्नापेण व पेयापेणें करावी; 
३८ नित्य होमापेण व त्याबरोबरचें अन्नापेण व पेयापैण 
यांखेरीज पापापेण म्हणून एक बकरा अपोवा. 

३९ तुमचे नवस व स्वसंतोषारने केलेलीं अपेणें 
यांखेरीज आणखी नेमलेल्या सणांत हे. होमबलि, 
अन्नापर्णे, पेयापेणें आणि शांत्यपेणें परमेश्वराला 
अपोवीं. ४० परमेश्वराने मोशाला आहा केली होती 
त्याप्रमाणे सवे कांहीं त्याने इल्लाएठ लोकांस कळविटें. 

। १ मग मोद्याने इत्माएल लोकांच्या वेशांच्या 
३४७ प्र्युखांस म्हटलें की परमेश्वराने आहा दिली 

ती हीः २ कोणा पुरुषार्ने परमेश्वराला नवस 
केल अथवा आपण व्रतबद्ध व्हावे म्हणून शपथ 
वाहिली तर त्याने आपल्या वचनाचा भेग कळू नये; 
जें कांहीं त्याच्या तोंडून निघाळें असेल त्याप्रमाणे त्यानें 
करावें. ३ त्याप्रमाणेच कोणी खत्री कौमायोवस्थेंत आपल्या 
पित्याच्या धरीं असतां परमेश्वराला नवस करून त्तबद्ध 
झाली असली, ४ आणि तिचा नवस आणि ज्या वचनाने 
ती व्रतबद्ध झाली ते वचन ऐकून तिचा पिता कांहीं 
बोलला नसला तर तिचे सर्वे नवस कायम राहतील, 
आणि ज्या बंधनांनीं तिर्ने. आपणास बद्ध केरे असेल 
तींहि कायम राहतील; ५ पण तें. ऐकून तिचा पिता 


करावीं; ३१ नित्य होमार्पण व. त्यांबरोबरचें अभ्नापेण द | तिला मना करील तर तिचे नवस किंबा ज्या कोणत्याहि 


१८० 


*णना 


तिने आपणास बद्ध केलें असेल त्यांपैकी 
कोणतेंहि कायम राहावयाचे नाहीं; तिच्या पित्याने 
तिठा मनाई केली आहे. म्हणून परमेश्वर तिला क्षमा 
करील. ६ तिने नवस केल्यावर किंवा ती अविचाराने 
ब्रतबद्ध झाल्यावर ती पतीची झाली, ७ आणि तें 
ऐकून तिचा पति कांहीं बोलल्या नाहीं तर तिचे नवस 
कायम राहतील आणि ज्या बंधनांनीं तिर्ने स्वतांस बद्ध 
केळें असेल तींहि कायम राहतील; ८ पण तिच्या 
पतीर्ने ते॑ ऐकले त्या दिवशींच तिला मना केलें तर 
तिनें केलेले नवस आणि तिनें अविचारार्ने ज्या वचनांनीं 
आपणास बद्ध केळे असेल तीं वचनें रद्द होतील; 
परमेश्वर .त्या स्रीचे पाप क्षमा करील. ९ विधवेने 
किंवा सूटपत्र मिळालेल्या ख्रीनें कांहीं नवस केला तर 
तिर्ने आपल्या ज्या वचनांनीं आपणास बद्ध केळे असेल 
तीं कायम राहतील. १० कोणी स्री आपल्या पतीच्या 
घरीं राहून नवस करील अथवा शपयेनें आपणास 
बांधून घेईल, ११ व तिचा पति तें ऐकून कांहीं 
बोलणार नाहीं व तिला मना करणार नाहीं, तर तिचे 
सर्व नवस कायम राहतील, व ज्या बंधनांनीं तिनें 
आपणास बद्ध केलें असेल तीं बंधनेंहि कायम राहतील; 
१२ पण नवऱ्याने तीं ऐकलीं त्याच दिवशीं तीं रद्द 
केलीं तर तिच्या तोंडून जे नवस अथवा तिला बद्ध 
करणारीं वचर्ने निघाली असतील तीं रद्द होतील; 
तिच्या नवऱ्यानें तीं रद्द केल्यामुळें परमेश्वर तिला 
क्षमा करील. १३ तिचा कोणताहि नवस आणि जिवास 
क्लेश देणारे कोणतेंहि त्रत तिचा पति वाटल्यास कायम 
करील किंवा रद्द करील. १४ एकेक दिवस लोटत 
असतां तिचा पति तिला कांहीं बोलला नाहीं तर तो 
तिचे सर्व नवस आणि ज्या ज्या बंधनांनीं तिनें 
आपणास बद्ध केलें असेल तीं तो कायम करितो; तीं 
ऐकली. त्याच दिवशीं तो कांहीं बोलला नाहीं, यावरून 
त्यानें ती. कायम केलीं आहेत असें समजावें; १५ पण 
त्यानें ऐकल्यानंतर पुढें तीं रद्द केलीं तर त्याच्या 
हल्लीचा अधर्म त्याच्या माथी. १६ पतिपत्तीसंबंधाच्या 
आणि पिता ब त्याच्या धरी असणारी त्याची कुमारी 





भ० हे०७:५-३१:१६ 


विधींविषयीं परमेश्वराने 








कन्या यासंबंधाच्या ज्या 
मोशाला आज्ञा दिली ते हरे होत. 
१ परमेश्वराने मोशाला सांगितळें, २ इद्ला- 
४.१ एठ ठोकांबद्दल मिद्यान्यांचें उसनें फेड; त्यानंतर 
तूं पितरांस जाऊन मिळक्ील. ३ मोशे लोकांस 
म्हणाला, युद्धासाठी तुमच्यांतल्या पुरुषांस सज्ज करा 
म्हणजे ते मिद्यानावर चढाई करून परमेश्वरासाठी 
मिद्यानाचा सूड घेतील. ४ इल्लाएलाच्या सर्वे वंशांवून 
प्रत्येक वंश्ामागें एक एक हजार लोक युद्धास पाठवा. 
५ या प्रकारें इत्वाएलाच्या सहद्वावधि लोकांतून प्रत्येक 
वंशामार्गे एक एक हजार पुरुष सादर केले; म्हणजे 
बारा हजार पुरुषांनी युद्धासाठी श्रे धारण केलीं. 
६ मोशानें. एका एका वंशांतळे हजार पुरुषः घेऊन 
एलाजार. याजकाचा पुत्र फिनहास यास त्यांच्या- 
बरोबर लढाईस पाठविलें आणि पवित्रस्थानांतलीं पात्रें 
आणि इषारा देण्यासाठीं रणशिं्गे त्यांच्या हातीं दिलीं. 
७ परमेश्वराने मोशाला आल्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी 
मिद्यानाशीं लहून सवे पुरुषांची कत्तक केली. ८ इतर 
योद्धथांखेरीज त्यांनीं अवी, रेकेम, सूर, हूर ब रेबा या 
नांवांच्या मिद्यानाच्या पांच राजांचा वध केला; 
बौराचा पुत्र बलाम यालाहि तरवारीने विले; 
९ आणि इल्लाएल लोकांनीं मिद्यानाच्या स्त्रिया व मुर्ले- 
बाळें यांस पाडाव केळें आणि त्यांचे गाईबेल, दोरडें- 
मेंढरे ब सवे मालमत्ता लटिली; १० आणि त्यांच्या 
वस्तीची सवे नगरे व छावण्या त्यांनीं जाळून 
टाकिल्या. ११ मग सवे पाडाव केलेले मनुष्य ब पु 
आणि सारी लूट त्यांनीं घेतली. १२ यरीहोपाशीं यार्देन- 
तीरी मवाबाच्या मेदानांतील छावणींत मोझे, एलाजार 
याजक आणि इक्नाएह लोकांची मंडळी होती तेथें 
त्यांनीं ते बंदिवान, धरिलेले पशु ब लूट हीं आणिली. 

१३ तेव्हां मोझे, एलाजार याजक आणि मंढळीचे 
सवे सरदार त्यांस छावणीबाहेर सामोरे गेले. १४ जे 
सहर्रपति, शतपति इत्यादि सेनापति युद्धाहून परत 
आले होते त्यांजवर मोशे फार कोपला. १५ तो त्यांस 
म्हणाटः, तुम्ही सवे स्त्रिया वांचविल्या काय ९ १६ पाहा, 


१८१ 


अ० ३१.१६-५० 


गणना 





. मसलतीवरून पौराच्या प्रकरणी इस्राएल 
लोकांकडून परमेश्वराशी फितुरी करविण्यास त्या स्त्रिया 
कारण झाल्या, आणि त्यामुळें परमेश्वराच्या मंडळींत मरी 
पसरली. १७ तर आतां मुलांबाळांपैकीं हरएक मुलग्यास 
व जिने पुरुषाशी समागम केला आहे. अशा प्रत्येक 
स्रीस मारून टाका. १८ जितक्या मुलींनी पुरुषाशी 
समागम केलेला नाहीं त्या सर्व आपणांसाठीं जिवंत राखून 
ठेवा. १९ तुम्ही सवे सात दिवस छावणीच्या बाहेर 
राहा, व तुम्हांपेकी ज्यानें कोणास जिवें मारिले असेल 
आणि वघधिलेल्यांचा ज्यांस स्प्रे झाला असेल त्या 
सर्वांनी आपल्या बेदिवानांसह तिसऱ्या व सातव्या 
दिक्शीं स्वतांला झुद्ध करावे. २० सवे वखरे, चामब्याच्या 
सवव वस्तु, बकर्‍याच्या केसांच्या व लाकडाच्या सर्व 
चत्तु यांच्या विटाळापासून आपणांला शुद्ध करा. 
२१ मग एलाजार य़ाजकानें युद्धास गेलेल्या सवं 
सैनिकांस सांगितलें कीं परमेश्वराने मोझशाला आज्ञा- 
पिलेल्या नियमशास्राचा विधि हा होय. २२ सोर्ने, 
चांदी, पितळ, लोखंड, कथील, शिसें वगैरे २३ जें 
कांहीं अभींत टिकण्याजोगें असेल ते अभमींत टाकून 
काढिले म्हणजे शुद्ध होईल, तरी पण तें अशोच- 
क्षालनाच्या जलानें शुद्ध करावें; जें कांही अप्नींत 
टिकण्याजोगॅं नसेल तें पाण्यांत घालून काढावे. 
२४ सातव्या दिवशीं तुम्ही आपलीं वस्रे धुवावी आणि 
शुद्ध होऊन छावणींत यावें. 

२५ परमेश्वराने मोझाला सांगितले, २६ एलाजार 
याजक आणि मंडळींतील निरनिराळ्या पितृकुळांचे 
मुख्य यांस बरोबर घेऊन मनुष्य आणि पद्यु यांची जी 
रूट आणिली तिची यादी कर; २७ त्यांनीं त्या लटीचे 
दोन भाग करावे, युद्धास गेलेल्या योद्धथांस अधी भाग 
च इतर सवे मंडळीस अधी भाग द्यावा; २८ युद्धास 
गेलेल्या योडय़ांच्या हिरशांतून मनुष्ये, गाईबैल, गाढवे, 
शेरडेंमेंढरे॑ यांपैकी पांचशांमागें एक अशीं परमेश्वरा- 
प्रीत्यर्थ करभार म्हणून घे; २९ त्यांच्या अध्या हिरशां- 
सून तो घेऊन परमेश्वराप्रीत्यर्थ समर्पित अंश॒ म्हणून 
एलाजार याजकास दे. ३०. मग इस्लाएह लोकांस 


मिळालेल्या अर्ध्या हिइ्शांतून मनुष्ये, गाईबेल, गाढवें, 
शोरडेमेढरे॑ आदिकरून सर्वे पश्च यांपैक्री पन्नासांमागें 
एक घेऊन परमेश्वराच्या निवासमंडपाचे रक्षक जे लेवी 
त्यांस दे. ३१ परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे मोहो आणि 
एलाजार याजक यांनीं केठें. २२ सैन्यांतील शिपायांनी 
ज्या वस्तु लटून घेतल्या त्यांखेरीज सहा लक्ष पंचाहत्तर 


हजार शोरर्डेमेंडरे, ३३ बहात्तर हजार गाइईंबेळ, 
३४ एकसष्ट हजार गाढवे, ३५ आणि मनुष्यांपैकी 
ज्यांनीं पुरुष पाहिला नव्हता अश्या बत्तीस हजार रित्रया 
एवढी ती लूट होती. ३६ युद्धास गेले होते त्यांच्या 
वांठ्यास या ळटीचा अधी हिस्सा आला त्यांत तीन 
लक्ष सदतीस हजार पांचे शेरडेमेंढरे॑ होती; 
३७ त्यांपैकी परमेश्वराचा करभार म्हणून सहाशे 
पंचाहत्तर होतीं. ३८ गाईबैल छत्तीस हजार असून 
त्यांपैकी परमेश्वराचा करभार म्हणून बहात्तर होते. 
३९ गाढवे तीस हजार पांचशे असून त्यांपैकी परमे- 
श्रराचा करभार म्हणून एकसष्ट होतीं. ४० मनुष्ये 
सोळा हजार असून त्यांपकीं परमेश्वराचा करभार 
म्हणून बत्तीस होती. ४१ परमेश्वराप्रीत्यर्थ समर्पित 
अंश म्हणून जो करभार तो परमेश्वराने आज्ञा केल्या- 
प्रमाणे मोशानें एलाजार याजकास दिला. ४२ युद्ध 
करणाऱ्यांखेरीज इतर इस्यमाए७ह लोकांचा अर्धा 
हिस्सा मोशार्ने काढिला होता तो येणेप्रमाणे : 
४३ तीन लक्ष सदतीस हजार पांच शेरडंमेंढरे 
४४ छत्तीस हजार गाईबेळ, ४५ तीस हजार 
पांचशे गाढवे, ४६ आणि सोळा हजार मनुष्ये; 
४७ योद्धयांच्या हिरशांपासून वेगळा करून मोझानें इतर 
मंडळीसाठीं ठेविला होता त्या अध्या हिश्‍्शापैकी मोशाने 
मनुष्य व पशु पन्नासांमागे' एक घेऊन परमेश्वराच्या 
निवासमंडपाचे रक्षक जे लेवी «त्यांस दिले. ४८ मग 
इस्राएलाच्या सहस्रावधि लोकांवर असलेले सेनापति 
म्हणजे सहत्वर्पाते, शतपतति वगैरे मोशाकडे येऊन 
म्हणाळे, ४९ जे सैनिक आमच्या स्वाधीन होते त्यांची 
तुझ्या दासांनीं गणना केली, त्यांपैकी कोणी 
एकहि कमी झाला नाहीं; ५० म्हणून आम्हां प्रत्येकास 


१८२ 


जे सोन्याचे दागिने मिळाले, म्हणजे अथोत्‌ तोडे, कढी 
आंग्रग्या, कुंडले ब बाजूबंद हीं सव आम्ही आमच्या 
जीवांसाठी परमेश्वराला प्रायवित्त म्हणून अर्पण 
कराबगास आणिली आहेत. ५१ तेव्हां मोझे व 
एलाजार यांनीं त्यांजपासून ते सोने. व सवे जडावाचे 
दागिने घेतले. ५२ सहर्पति व॒शतपति यांनीं जें 
सोनें परमेश्वराला अर्पण केलें ते सवे सोळा हजार 
सातर्शे पन्नास शेकेल भरे. ५३ या योद्धयांनीं आप 
आपल्यासाठी ही ळट मिळविली होती. ५४ मोझे व 
एलाजार याजक यांनीं हें सोनें सहस्रपति ब शतपति 
यांजकहून घेऊन इद्लाएह लोकांप्रीत्यथ परमेश्वरासमोर 
स्मारक म्हावें म्हणून दशनमंडपांत पोंचतें केलें. 


सरदार यांजपाशी जाऊन म्हणाले, 
दीबोन, बाजेर, निश्रा, हेराबोन, एलाले, सबाम, नबो 


अ० ३११:५०-हे२३२९ 


असें त्यांच्या मनांत भरविले. १० त्याच दिवशीं परमे- 
श्वराचा कोघ भडकला आणि त्याने शपथ वाहिली 
कीं ११ मिसर देशांतून निघालेल्या लोकांपैदी' ढौस 
वर्षांचे व त्याहून अधिक वयाचे जे आहेत त्यांच्या 
दृष्टीस, अग्राहाम, इसहाक व याकोब यांस जो देश मी 


दृष्टीनें दुष्कर्म केलें त्यांची सर्व पिढी खपून जाईपर्यंत 
त्यानें त्यांस वाळील . वर्षे रानांत सैरावेरा भटकावयास 
लाविटें. . १४ आतां. पाहा, परमेश्वराचा . इद्लाएल्मंवर 
क्रोध अधिक भडकावा म्हणून तुम्ही आपल्या 
वडिल्मंच्या जागी त्यांची पातकी संतति उठलां आहां. 
१५ तुम्ही त्यास सोडून. बहकलां तर तो त्यांस 
आणखीहि रानांतच सोडून देईल आणि तुम्ही या. सवे 
लोकांचा सत्यनाहा कराल. १६ तेव्हां ते मोशाजवळ 
जाऊन म्हणाळे, आम्ही आपल्या गुरांढोरांसाठी येथे 


य खौन ४ यांचा जो प्रदेश परमेश्वराने इत्लाएंल । वाढगीं बांधू आणि आपल्या मुलांबाळांसाठी नगरे 


लोकांकहून पादाक्रांत करविला तो गुरांढोरांसाठीं 
चांगला आहे. आणि तुझ्या दासांजवळ गुरेंढोरें आहेत. 
५ ते म्हणाले, तुझो कृपादष्टि तुझ्या दासांवर असली 
तर हा परदेश तुझ्या दासांस वतन करून दे; आम्हांस 
या्देनेपललेकडे नेऊ नको. ६ गाद व रऊबेन यांच्या 
वँशजांस मोडे म्हणाला, तुमचे भाऊबंद युद्धास 
जातील तेव्हां तुम्ही येर्थे बसून राहणार काय £ 
७ त्याप्रमाणेंच जो देशा परमेश्वराने इल्लाएल लोकांस दिला 
आहे. तेथें उतरून जाण्यासंबंधाने तुम्ही त्यांचें मन 
निराश* काँ करिता £ ८ तुमच्या वडिलांस मीं जेव्हां 
कादेदा-बष्योहून तो देश पाहावयास पाठविलें होतें 
तेव्हां त्यांनींहि तसेंच केलें. ९ त्यांनीं जेव्हां अष्कोल 
आोहळापर्यंत जाऊन देश. पाहिला तेव्हां परमेश्वराने 
ओ देश इल्यएल लोकांस दिला होता त्यांत जाऊं नये 


वसवूं; १७ तरी आम्ही इल्लाएलळ लोकांस स्वस्थानी 
नेऊन पोंचवीपर्यंत हत्यारबंद होऊन त्यांच्या अघाडीस 
चाळू, पण आमचीं मुलेंबाळें या देशांतील लोकांच्या 
भीतीमुळे तटबंदी . नगरांत राहतील. १८ इस्राएल 
लोक आपआपल्या वतनांवर कायम होतील तोंवर 
आम्ही घरीं परत येणार नाहीं. १९ आम्ही त्यांजबरोबर 
यादेनेपलीकडे व त्याच्याहि पुढें आपलें वतन करणार 
नाही; कारण  यार्देनेच्या . अलीकडे  उगवतीस 
आमचा हिस्सा आम्हांस मिळाला आहे. २० तेव्हां 
मोशानें त्यांस म्हटलें, तर मग असें करा: तुम्ही युद्ध 
कराबयासाठीं परमेश्वराच्या पुढें हत्यारबंद न्हा 
२१ आणि परमेश्वर आपल्या शात्रंस आपल्यासमोरून 
हाकून देईपर्यंत यादेनेपलीकडे तुमच्या सवे हत्यारबंद 
मनुरष्यांनी परमेश्वराच्या पुढें चालावे. २२ देव 


१८३१ 


अ० ३२५५२९२--३२:५ 


गणना 





परमेश्वराच्या स्वाधीन झाल्यानंतर तुम्ही परत या व 
तशानें परमेश्वराच्या व इस्राएल. लोकांच्या संबंधानें 
तुम्ही निर्दोष ठराल आणि हा देश परमेश्वराच्या इृटीनें 
तुमचें वतन होईल. २३ तुम्ही असें .न कराल. तर 
पाहा, तुम्ही परमेश्वराचे अपराधी व्हाल, आणि हें पक्के 
लक्षांत ठेवा कीं तुमचें पाप तुम्हांस भोवेल. २४ तर 
तुम्ही आपल्या समुलांबाळांसाठीं नगरे. वसवा आगि 
आपल्या शेरडांमेंढरांसाठी वाढगीं करा आणि तुमच्या 
तोंहून जें निघाळें आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही करा. 
२५ तेव्हां गादी व रऊबेनी मोशाला म्हणाले, प्रभूच्या 
आक्चिप्रमाणें तुझे दास करितीळ,. २६ आमचीं मुलेंबाळें, 
श्रिया, डोरडेमेंढरे, गुरेंढोरे॑ गिलादांतील नगरांत 
राहतील; २७ पण स्वामीच्या सांगण्याप्रमाणे तुझे सर्व 
दास युद्धासाठी हत्यारबंद होऊन . परमेश्वराच्या पुढें 
युद्ध करावयास पलीकडे जातील. 


२८ तेव्हां मोशाने त्यांच्यासंबंधानं एलाजार याजक, 


बूनाचा पुत्र यहोशवा आणि इस्राएल लोकांच्या 
पितूकुळांतील प्रमुख पुरुष यांस आज्ञा केली कीं, 
२९ गादी व रऊबेनी लोक युद्धासाठी हत्यारबंद होऊन 
तुम्हांवरोबर य्ादेनेपलीकडे परमेश्वराच्या पुढें जातील 
व तो देश तुमच्या ताब्यांत येईल तेव्हां तुम्ही 
गिलाद देश त्यांस वतन करून द्या; ३० पण हे 
तुम्हांबरोबर हत्यारबंद होऊन पलीकडे न गेले तर 
कनान देशांत त्यांस तुमच्याबरोबर , वतन मिळावे. 
३१ . तेव्हां गादी ३ रऊओेनी म्हणाळे, परमेश्वराने 
आम्हां तुझ्या दासांस सांगितलें तसे. आही करू. 
१२. आम्ही हत्यारबंद होऊन परमेश्वराच्या पुढे 
पलीकडे कनान देशांत जाऊं, पण आमचें वतन 
यादेनेच्या पूर्वेस व्हावे. ३३ मग मोझशानें गादी, 
रऊबेनी आणि योसेफाचा पुत्र मनश्झे याचा अधा 
वंश यांस. अमोर्‍्यांचा राजा सीहोन आणि बाशानाचा 
राजा ओग या दोघांच्या राज्यांतील: देश, नगरे व 
त्यांच्या आजूबाजूची भूमि दिली. ३४ मय गाद्यांनीं 
दीबोन, अटारोध, अरोएर, २३५ अटारोथ-शोफान, 


'याजेर, यागबहा, ३६ बेथ-निन्ना आणि नेथ-हारान हीं. 


नगरे तटबंदी केलीं; आणि शेरडांमेंढरांसाठी बाडगीं 
केलीं. ३७ रऊबेन्यांनीं हेशबोन, एलाले, कियोथाईम, 
३८ आणि मूळची नंबिं बदळून नबो, बाल-मौन व 


घालवून दिले. ४० तेव्हा मोशाने मनश्‍साचा 
माखीर याच्या वंशजांस गिलाद प्रांत दिला, 


हव्वोथ-याईर हॅ नांव दिलें. ४२ नोबह 
कनाथ व त्यांच्या आसपासची खेडी घेतली आणि 
त्यांस नोबह हे आपलें नांव ठेविलें. - 


३ छे इला लोकांच्या ज्या सेना मिसर देशांतून 

बाहेर निघाल्या त्यांच्या मजला येणेंप्रमाणें 
२ परमेश्वराच्या आज्ञेवरून त्यांनी कूच केलें त्या- 
प्रमाणे त्यांच्या मजला मोशानें नोंदिल्या त्या श्या: 
३ पहिल्या महिन्याच्या पंघराव्या दिवशी त्यांनीं 
रामसेस येथून कूच केरे; वल्हांडणाच्या दुसरे दिवशी 
इस्राएल लोक सवे मिसरी लोकांदेखत बेधडक बाहेर 
निघाले; ४ त्या प्रसंगीं मिसरी लोक परमेश्वराने ठार 
केलेल्या आपल्या ज्येष्ठ पुत्रांस मूठमाती देत होते; 
आणि परमेश्वराने त्यांच्या देवांसाहे शासन केलें. 
५ इल्गएत लोकांनीं रामसेस येथून कूच करून सुफ्कोय 
येथें डेरे दिले. ९ सुक्‍्कोथाहून कूच करून रानाच्या 
सीमेवरल्या एयामांत त्यांनीं डेरे दिले. ७ एथामाहून 
कूच कशून बाल-सफोनासमोरळे॑ पी-हहीरोथ यास 
वळसा धाढन मिगदोलासमोर त्यांनीं डेरे. दिले. 
८ मगर ते पी-हहीरोथापासून कूच करून समुद्र 
ओलांडून रानांत गेले आणि एथाम रानांत तीन 
मजला करून मारा येथें त्यांनीं डेरे दिले. ९ माराहून 
कून करून ते एलिमास गेळे; एलीम येथें पाण्याचे 


६८४ 


गणना 


ञअ० ४९१५-५४ 





बारा झरे आणि सत्तर खजुरीचीं झाडे होतीं तेथें 
त्यांनी डेरे दिले. १० एलिमाहून निघून त्यांनीं 
तांबड्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर हेरे दिले. 
११ तांबख्या समुद्रापासून निघून सीन रानांत त्यांनीं 
डेरे दिळे. १२ सीन रानांतून कूच करून त्यांनीं 
दफका येथें डेरे दिले. १३ दफका येथून त्यांनीं कूच 
करून आलूश येथें डेरे दिले. १४ आलूदाहून कूच 
कशन त्यांनीं रफीदिमांत डेरे दिले; तेथें लोकांस पाणी 
प्यावयास मिळालें नाहीं. १५ रफीदिमाहून कूच 
करून त्यांनीं सीनाय रानांत डेरे दिळे. १६ सीनाय 
रानांतून कूच करून त्यांनी कित्रोथ-हत्तव्वा येथें डेरे 
दिले. १७ किन्रोथ-हत्तव्वा येथून कूच करून हसेरोथ 
येथें त्यांनी डेरे दिले. १८ हसेरोथ येथून निघून 
रिथमा येथें त्यांनीं डेरे दिले. १९ रिथमा येथून कूच 
करून त्यांनी रिम्मोन-पेरेस येथें डेरे दिले. 
२० रिम्मोन-पेरेसांतून कूच करून त्यांनीं लिब्ना येथें 
डेरे दिले. २१ लिब्ना येथून कूच कशून त्यांनीं रिस्सा 
येथें डेरे दिले. २२ रिस्सा येथून कूच करून त्यांनीं 
कहेलाथा येथें डेरे दिले. २३ कहेलाथाहून कूच करून 
त्यांनी झेफेर डोंगराजवळ डेरे दिले. २४ शेफेर 
ढोंगराजवळून कूच कशन त्यांनीं हरादांत डेरे दिले. 
२५ हरादाहून कूच करून त्यांनीं मकहेलोथांत डेरे 
दिले. २६ मकहेलोथाहून कूच करून तहथांत त्यांनीं 
डेरे दिले. २७ तहथाहून कूच करून तारहांत 
त्यांनीं डेरे दिले. २८ तारहाहून कूच कशून मिथकांत 
त्यांनीं डेरे दिले. २९ मिथकाहून कूच करून हरामोनांत 
त्यांनीं डेरे दिले. ३० हशमोनाहून कूच करून मोसे- 
रोथांत त्यांनीं डेरे दिले. ३१ मोसेरोथाहून कूच करून 
बनेयाकानांत त्यांनीं डेरे दिले. ३२ बनेयाकानाहून 
कूच करून होर-हागिदगादांत त्यांनी डेरे दिले. 
१३३ होर-हागिदगादाहून कूच करून याटबाथांत त्यांनीं 
डेरे दिले. ३४ याटवाथाहून कूच करून अब्रोनांत 
त्यांनी डेरे दिळे. २५ अब्रोनाहून कूच कशन एस- 
योन-गेबेरांत त्यांनीं डेरे दिले. ३६ एसयोन-गेबेरांतून 
कूव करून सीन रान म्हणजे कादेश गांत त्यांनीं डेरे 


दिले. ३७ कादेशाहून कूच करून अदोम देहाच्या 
सीमेवरील होर पर्वेताजवळ त्यांनीं डेरे दिले. २८ इल्ला- 
एल लोक मिसर देशांतून निघाल्यावर चाळिसाव्या 
वर्षी पांचव्या महिन्याच्या प्रतिपदेस या ठिकाणीं 
अहरोन याजक परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे होर पर्वतावर 
चढला व तेथें रृत्यु पावला. २९ अहरोन होर पर्वता- 
वर म्रृत्यु पावला तेव्हां एकशे तेवीस वर्षांचा होता. 
४० अरादाचा कनानी राजा जो कनान देदाच्या 
दक्षिणेस राहत होता त्यानें इद्लाएह लोक आल्याची 
बातमी ऐकली. ४१ होर पवेताकडून कूच करून 
त्यांनी सलमोनांत डेरे दिले. ४२ सलमोनाहून कूच 
करून पूनोनांत त्यांनीं डेरे दिले. ४२ पूनोनाहून कूव 
करून त्यांनी ओबोथांत डेरे दिले. ४४ ओबोथाहून 
कूच करून मवाबाच्या सीमेवरल्या इये-अबारीमांत 
त्यांनीं डेरे दिळे. ४५ मग हेयीमाहून कूच करून 
गादाच्या दीबोनांत त्यांनीं डेरे दिले. ४६ ग्रादाच्या 
दीबोनाहून कूच॒ करून दिबलाथादवमाच्या अलमोनांत 
त्यांनीं डेरे दिले. ४७ दिबलाथाइईमाच्या अलमोनाहून 
कूच करून अबारीम डोंगरामध्यें नबोसमोर त्यांनीं डेरे 
दिले. ४८ अबारीम डोंगराहून कूच करून मवाबाच्या 
अरण्यांत यरीहोजवळ यार्देनतीरीं त्यांनी डेरे दिले. 
४९ मवाबाच्या अरण्यांत यादंनतीरीं बेथ-यदिमोथा- 
पासून आबेल-शिट्टिमापर्यंत त्यांनीं डेरे दिले. 

५० मवाबाच्या मैदानांत यरीहोपाशीं यादेन नदी- 
तीरी परमेश्वर मोशाला म्हणाला, ५१ इल्लाएल लोकांस 
सांग कीं तुम्ही यादेन ओलांहून कनान देशांत पोहंचाल 
५२ तेव्हां त्या देवाच्या सवे रहिवाऱ्यांस घालवून द्या; 
त्यांच्या पाषाणमूर्ति व ओतींव मूर्ति यांचा विध्वंस करा 
च॒ त्यांची उघ्वस्थानं मोडून टाका; ५२ तुम्ही तो देश 
ताब्यांत घेऊन त्यांत वस्ती करा; कारण तुम्ही त्या 
देशाचें वतनदार व्हावें म्हणून मीं तो देश तुम्दांस दिला 
आहे. ५४ तुम्ही तो देश चिठ्या टाकून आपआपल्या 
कुळांप्रमाणें वांटून ध्या; जीं कुळें मोठीं असतील त्यांस 
मोठा भाग द्या आणि जीं लहान असतील त्यांस 
लहान भाग द्या; ज्या ठिकाणाविषयीं कोणा माणसाच्या 


१ द षु 


भर ३९३:५४-३५४३ 


विठी निघेल तें त्याचें वतन होईल; आप- 
आपल्या वडिलांच्या कुळांप्रमाणें तुम्हांस वतन मिळार्वे; 
५५ पण तुम्हीं . त्या देशाच्या .रहिबाऱ्यांस घालवून 
दिळें नाही तर जे लोक तुम्ही तेथें राहू. द्याल 
ते तुमच्या डोळ्यांत कुसळांसारखें व तुमच्या कुजीला 
काठ्यांसारखे रुततील, आणि त्या देशांत तुम्ही वस्ती 
कराल तेथें. तेथें ते तुम्हांस त्रास देतील. ५६ तसें 
झाल्यास भी जसें. त्यांचें करावयाचें . योजिळें आहे 
ससेंच तुमचें करीन. प 


:_ १ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, २ इल्लाएल 
३९% लोकांस आहा कर कीं कनान देश सर्वे चतुः- 

सीमांप्रमाणे तुमचे वतन व्हावकाचा आहे. 
* तुम्ही कनान देशांत पोहंचाोल ३ तेव्हां तुमचा दक्षिण 
प्रांत सीन नांवाच्या रानापासून अदोम देशाच्या सर- 
हद्दीपर्यंत असावा, आणि तुमची दक्षिन सीमा क्षार- 
समुद्राच्या वरच्या टोकाशी सुरू होऊन : पूर्वेपर्यंत 
असावी; ४ तेथून तुमची सरहद अक्रांन्यीम नामक 
अहावाच्या दक्षिणेस पोंचून वळसा घेऊन सीनापर्यंत 
न्यावी, आणि ती तश्लीच कादेश-बर्ण्याच्या दक्षिणेस 
निघावी, आणि हसर-अहारापर्यत आऊन असमोनास 
पोंचाबी; ५ मग ती सरहद्द असमोनापासून वळसा 
घेऊन मिसरच्या नाल्यापर्यंत  पोंचावी, आणि 
तेथून थेट सागरतीरापर्यंत. जावी. ६ तुमची .पश्चिम 
सीमा - महासमुद्र व त्याच्या. लगत्याचा प्रदेश होय; 
तीच तुमची पश्चिम सीमा. ७ तुमची उत्तर सीमा 
होर पर्वेतापासून दइमाताच्या घाटापर्यंत रेखून ती 
सदादाप्यैत जावी. ९ मग ती सीमा. जिप्रोनास पोंचून 
तिचा शेवट हसर-एनान येथें व्हावा; हीच तुमची उत्तर 
सीमा. १० तुमची. पूर्वे सीमा हसर-एनान येथून शफामा 
पर्यंत रेखावी; ११ ब॒ तिची सरहद शफासाहून 
अईंनच्या पूर्वेस रिब्ला आहे तेथपर्यंत उतरत उतरत 
किन्नेरेच समुद्राच्या पूवेतीरास लागावी. १२ मग ती 
सीमा यादेनेपर्यंत उतरून खालीं थेट क्षारसमुद्रापर्यंत 








जावी; तुमच्या देशाच्या चतुःसीमा ह्याच होत. 
$३ तेव्हां मोशाने इलखाएल लोकांस आज्ञा केली. कीं 
चिठ्या टाकून ज्या देशाचें तुम्ही वतन पावणार आहां 
आणि परमेश्वराने साडेनऊ वंशांस जो देशा देण्याची 
आज्ञा दिली. आहे तो हाच: १४ रऊनेनी, गादी व 
मनरश्‍्हाचा आर्धा वंदा यांस त्यांच्या पितूकुळाप्रमाणें 
भागय मिळून चुकला आहे; १५ अडीच वंशांस यरीहो- 
पाशीं यार्देनेच्या अलीकडे पूर्वे दिक्लेस म्हणजे उगवतीस 
त्यांचे वतन मिळून चुकलें आहे. 

१६ परमेश्वराने मोशाला सांगितलें की, १७ जे पुरष 
हा देश तुम्हांस वांटून देतील त्यांचीं नांवें हीं: एलाजार 
याजक व नूनाचा पुत्र यहोशवा. १८ देशाची वांटणी 
करण्यासाठीं एकेका वंशाचा एकेक सरदार घ्यावा. 
१९ त्या पुरुषांची नांवे हॉ : यहूदा वंशांतला यफुभेचा 
पुत्र कालेब; २० . शिमोनाच्या. वंशातला आम्मीहूदाचा 
पुत्र शमुवेल; २१ बन्यामिनाच्या वंशातला किसलो- 
नाचा पुत्र अलीदाद; २२ दानी वंशांतला सरदार 
यागलीचा पुत्र बुक्की; २३ योसेफाच्या संतती- 
वैकी मनश्हे वंशांतला सरदार एफोदाचा पुत्र हन्नी- 
एल; २४ एफ़राईमी वेशांतला सरदार शिफटा- 
नांचा पुत्र कसुवेल; २५ जबुलूनी वंशांतला. सरदार 
पानांकाचा पुत्र अलीसाफान; २६ इस्साखारी वंशांतला 
सरदार अल्नानाचा पुत्र पालटीयेल; २७ आशेरी 
वँझांतला सरदार शलोमीचा. पुत्न अहीहूद; २८ आणि 
नफताली वंशांतला सरदार आम्मीहूदाचा पुत्र पदाहेल; 
२९ परमेश्वराने कनान देश इल्लाएल लोकांस वांटून 
देण्याची आह्ञा ज्या पुरुषांस केली ते हे. 


१ आणखी . परमेश्वर मवाबाच्या मैदानांत 

३९ बरीहोपाशी यादेनतीरी मोशाला म्हणाला. 
२ इस्लाएल लोकांस अक्षी आश्ञा कर कीं तुम्हीं 
आपल्या ताज्यांतील वतनांतून लेव्यांस राहण्यासाठी 
नगरे द्यावी, आणि त्या नगरांच्या आसपासची 
शिवारेंहि त्यांस द्यावी. ३ नगरें त्यांच्या वस्तीसाठी 
आणि आसपासची दिवारें गाईबेळ व ोरडेंमेंढरें 


१८६ 


अ० ३५३१-२० 





शगैरे त्यांच्या जनावरांसाठी असावीं. ४ लेब्यांस जीं 
शिवारे द्याल तीं नगराच्या तटाबाहेर हजार हात 
सभोवार असावी. ५ आणि नगराच्या. बाहेर पूर्वे 
बाजूस. दोन हजार हात, दक्षिण बाजूस दोन हजार 
हात, पश्चिम आजूस दोन हजार हात आणि उत्तर 
बाजूस दोन हजार हात जमीन मापावी; आणि नगर 
मध्यवर्ती असावें. ६ लेव्यांस जीं नगरें तुम्ही द्याल 
त्यांपैकी सहा शरणपुरें असावीं; मनुष्यवध करणाऱ्यांस 
पळून जावयासाठीं तीं असावीं; त्यांखेरीज आणखी 
बेचाळीस नगरें लेव्यांस द्यावी. .७ अशीं एकंदर 
अद्रेचाळीस नगरे व त्यांची शिवारे लेव्यांस. द्यावी. 
८ इस्वाएळ लोकांच्या वतनांतून जीं नगरें लेव्यांस 
द्यावयाची तीं. मोठ्या वतनांतून अधिक व थोड्या 
वतनांतून कमी अशीं द्यावी; प्रत्येक वंशानें आप- 
आपल्या वतनाच्या मानानं नगरें लेव्यांस द्यावी. 


साग: 
पोहंचाल ११ तेव्हां तुम्हांकरितां कांहीं नगरें शरणपुरें 
म्हणून ठरवा; कोणाच्या हातूत चुकीने मनुष्यवध 
झाला तर त्यानें तेथें पळून जावे. १२ सूड उगविगाऱ्या- 
पासून शरणस्थानांदाखळ हीं नगरे उपयोगी पडतील, 


म्हणजे मंडळीसमोर खुनी मनुष्याचा न्याय होइपर्यंत 
' त्यानें पवित्र तेलाने अभिषेक केलेला सुख्य ग्राजक 


त्याला कोणास मारून टाकितां येणार नाहीं. १३ जीं 


डारणपुरें तुम्ही द्याल तीं सहा असावीं. १४ तीन नगरें | 


यादेनेच्या पूर्वेस आणि तीन नगरे कनान देशांत 
द्यावी; हीं शरणपुरें होत. १५ हीं सहा नगरे इखा- 
एल लोकांसाठी व त्यांच्यामध्यें राहणाऱ्या परदेश्यांसाठीं 
शरणस्थार्ने म्हणून नेमिलीं आहेत; जो कोणी चुकून 
मनुष्यवध करील त्यार्ने तिकडे पळून जावें. १६ तथापि 
कोणी लोखंडी इास्त्राक्न॑ कोणाचा वध करील तर 
त्यास. खुनी समजावें; असल्या खुनी मनुष्यास अवश्य 
जिवें मारावे. १७ मनुष्य मरेल असा धोंडा हातीं 
घेऊन कोणीं कोणास फेकून मारला, व त्यानें तो 
मेला तर तो मनुष्यहि खुनी होय; तसल्या मनुष्यास 
अवश्य जिवे मारावे. १८ मनुष्य़ मरेल असें लाकूड 


९ परमेश्वर मोशाला म्हणाला, १० इस्राएल लोकांस | मरेल, 


तुम्ही यार्देन ओलांहून कनान देशांत | 


हातीं घेऊन कोणीं कोणास फेकून मारिले, व .त्याने.तो 
मेला तर तो मनुष्यहि खुनी होय; तसल्या खुनी मनुष्यास 
अवश्य जिवें मारावे. १९ रक्तपाताचा सूड घेणाऱ्याने 
स्वतः त्या खुनी मनुष्यास भारून टाकावे; जेथें तो 
सांपडेल तेथें त्यास मारून टाकावे. २० कोणी एकाद्याचा 
दावा घरून टपून बसून. त्यास ढकळून देईल, किंवा 
त्याजवर-कांहीं फेकील व त्यामुळें तो मरेल; २१ अथवा 
कोणी वैरभावानें त्याजवर . हस्तप्रहार केल्याने तो मरेल, 
तर ज्यानें त्यास मारिले त्यास अवश्य मारून टाकावे, तो 
मनुष्य खुनी होय; रक्तपाताचा सूड घेणाऱ्यास तो 
खुनी सांपडेल तेथें त्याने त्यास जिवे मारावे. 
२२ तथापि कोणी वैरभाव न ठेविता कोणास 
अकस्मात ढकलील किंवा टपून न. बसतां त्याजवर 
कांहीं फेकील किंवा माणूस मरेल असा धोंडा हातीं 
घेऊन नकळत... कोणावर फेकील आणि त्यामुळें तो 
२२ आणि तो त्याचा शत्रु नसेळ अथवा 
त्यानें त्याची हानि करू पाहिली नसेल, २४ तर 
मंडळीने मारणाऱयाचा आणि रक्तपाताबद्दद सूड 
घेण्याऱ्याचा ह्या नियर्मानुसार न्याय करावा; २५ त्या 
मनुष्यवध करणाऱ्या मनुष्यास रक्तपाताबद्दद सूड 


। घेणाऱ्याच्या ह्यातून सोडवून ज्या शरणपुरांत तो पळून 


गेला होता तेथें त्याला मंडळीने पोचते करावे, आणि 


मरेपर्यंत त्याच नगरांत राहावें. २६ तो मनुष्यवध 
करणारा ज्या शरणपुरास पळून गेला असेल त्याच्या 
शिवाराबाहेर कोठें गेला, २७ आणि रक्तपाताबद्दल 
सूड घेणाऱ्याने त्या शरणपुराच्या दिवाराबाहेर त्यास 
गांठून मारून टाकिले तर रक्तपाताचा दोष. त्याला 
लागावयाचा नाही; २८ कारण मुख्य याजक मरेपर्यंत 
त्या मनुष्यवघध करणाऱ्यानें . शरणपुरांतच राहावयाचे; 
मुख्य याजक मेल्यावर पाहिजे तर त्यानें आपल्या 
वतनांत परत जावें. २९ तुमच्या पिढ्यानपिढ्या तुमच्या 
सव वस्तीच्या ठिकाणीं न्यायाचा हा विधि नेमिलेला 
आहे. ३० कोणीं एकाद्या मनुष्यास जिवें मारिळें 
तर त्या मनुष्यवध करणाऱ्यास साक्षीदाराच्या साक्षी- 


- १८७ 


गन ३५ ३१०-३६:१२ 





वरून मारावे; पण एकाच साह्हीदाराच्या सासीवरून 
कोणास जिर्वे मारूं नये. २१ कोणी मनुष्यवध करणारा 


देऊं पाहीळ तर तो घेऊं नये. २२ योप्रमाणें 
| तुम्दी रहिवासी व्हाल तो भ्रष्ट क नका; 
खुनानें देश श्रॅ्ट होतो; रक्तपात करणार्‍या मजुष्याचा 
रक्तपात केल्यादिवाय देशाबद्दल प्रायथित्त होत नाहीं. 
३४. तर ज्या देशचे तुम्ही रहिवासी व्हाल त्यामध्यें मी 
राहनार; तो भ्रष्ट करू नका, कारण मीं. परमेश्वर 


म्हणाले, २ परमेश्वराने आमच्या स्वामीस आज्ञा दिली 
होती कॉ. चिंठ्या' टाकून इद्लाएळ लोकांमध्यें ह्य देश 
बॉटून द्यावा; आणखी परमेश्वराने ही आज्ञा आमच्या 
_ स्वामीस दिली होती की आमचा बंधु सलाफहाद 
बांच्या वतनाचा हिस्सा त्याच्या कन्यांस द्यावा; 
३ तर इल्लाएल लोकांच्या इतर कोणत्याहि. वंशांतल्या 
पुरषाशी त्यांचा विवाह झाला तर आमच्या दायभायां 
तून त्यांचा हिस्सा कमी होहेळ आणि ज्या वंशांत 
त्या जातील त्या वंशाच्या वतनांत तो मिळून आईल; 
या प्रकारें आमच्या दिश्दात्च्या वतनांतून तो कमी. होईल. 


४ इक्लाएठ- लोकांचें योबेळ वर्षे येईेल तेव्हां ज्या 
वंशांत त्या जातील त्याच्या वतनांत तो मिळून जाईल; 
व अशाने त्याचें वतन आमच्या वंशाच्या दायभागांतून 
कमी होईल. ५ तेव्हां परमेथवराच्या आज्ञिप्रमार्णे मोशाने 
इक्षाएल : लोकांस सांगितलें कीं योसेफाचे. वंशज म्हणतात 
ते “बरोबर आहे. ६ सलाफहादाच्या कन्यांसंबंधानं 
परमेश्वराने ही आज्ञा दिली आहे कीं त्यांस हवा तो वर 
त्यांनीं. नित्रडावा, पण त्यांनीं आपल्या मूळपुरुषाच्या 
बेशाच्या कुळांतील वरांशींच विवाह करावा. ७ इस्ला- 
एलाच्या कोणत्याहि वंशाचा वतनभाग इतर वंशाकडे 
जाऊं नये; इस्राएल लोकांतील प्रत्येकाने आपल्या पितृ- 
बंशांतल्या वतनास धरून राहावे. .८ ह्याएलाच्या 
: छ्ीस दायभाग 
मिळावयाचा असेल तर तिचा विवाह तिच्या : पितृ- 
बंशाच्या कुळांतील पुरुषाशींच व्हाबा, म्हणजे इस्राएल 
लोकांतील प्रत्येक जणाचा दायभाग त्याच्याकडेसच 


१ ! राहील. ९ कोणत्याहि वंशाचे दायभाग इतर वंशांकडे 


ञाऊं नयेत; इत्लाएक लोकांच्या प्रत्येक वंशानें आपल्या 
वतनास धरून राहावें. १० परमेश्वराने मोशाला आज्ञा 
केली -  तीप्रमाणे सलाफहादाच्या कमन्यांनीं केलें; 
११ महला, तिरसा, हाम्ठा, मिल्का व नोआ ह्या 
ज्या सलाफहादाच्या कन्या त्यांनी आपल्या चुलत- 
भावांशी विवाह केला. १२ योसेफपुत्र मनऱहे थाच्या 


. वेशांतल्या कुळांतच त्यांचा विवाह. झाला आणि त्यांचा 


दायभाग त्यांच्या पितूकुळाच्या वंशांत कायम राहिल. 

१३ जे विधि व नियम परमेश्वराने मवाक्‍च्या 
मैदानांत यरीहोपाशी यार्देन नदीतीरी मोशाच्या द्वारें 
इस्लाएल लोकांस लावून दिले. ते हे होत. 


वट्ट 


. ___१  थॉेनेच्या पूर्वेस रानांतील अराबांत सुफा 
€ समोर पारान, तोफेल, लाबान, हसेरोय, व दी-जाहाब 
: .. च्या दरम्यान जे शब्द मोशे. इखाएल लोकांशीं 
बोलला ते हे: २ होरेबाहून कादेश-बण्यांपर्यंत सेईर 
डोंगरावरून अकरा दिवसांची वाट आहे. २ चाळिसांन्या 
चूर्षाच्या अकराव्या महिन्याच्या प्रतिपदेस जें कॉ्ही 
इस्ताएहछ लोकांस सांगावे म्हणून परमेश्वराने मोझशाला 
आहा दिली होती, त्याप्रमाणे. त्यानें हे सवे 
सौंगितटें; ४ मोशाने अमोऱ्यांचा रांजा हेशबोननिदासी 


सीहोन आणि धांशानाचा राजा अघ्वरोथनित्रासी ओग | व 


यांस एट नमरांत ठार मारिल्यावर, ५ यादेंनेच्या पूर्वेस 
मवाब देशांत मोझे नियमशाक्लांचें विवरण करूं लागला, 
ते असें: ६ परमेश्वर आमचा देव यानें होरेबांत 
आम्हांस सांगितळें कीं तुम्ही या ढोंगरंवटींत राहिल्यास 
बरेच दिवस झाले; ७ तरं आतां येथून निघून कूच करा, 
आणि अमोर्‍यांचा पहाडी प्रदेश आणि त्याच्या आस- 
पासचा सवे प्रदेश यांतं म्हणजे अरांबांत, - डोंगरवटींत, 


तळवटींत, दक्षिणदेशीं, ससुंद्रतीरी, लबानोनं : परवेता- 


पर्यंत आणि महानदी फरात येथपर्यंत: राहणाऱ्या 
कनानी लोकांच्या देशांत चला. ८ पौहा, हा सर्व देश 
तुम्हांस मी. दाखवून दिला आहे; तर ज्यो देश परमे 
श्वराने. तुमचे पूर्वेज अब्राहाम, इसहाक व. याकोब 
यांना व त्यांच्यामागून त्यांच्या वंशजांना शपथपूर्वक 
देऊं केला आहे, त्यांत जाळन तो. हस्तगत करा. 
९ त्या प्रसंगी मीं तुम्हांस सांगितळें. होतें कीं मला 
एकठ्याला तुमचा भार. सहन करवत नाहीं; १० कारण 
तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हांस बहुगुणित केलें 
असून तुमची संख्या आज आकाशांतील तार्‍्यांइतकी 
आहे...११..तुमच्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर तुम्ही आतां 
आहें. त्याच्यापेक्षा .सहदत्षपट तुम्हांस 'बाढवो, आणि 
आपल्य़ा वचनाप्रमाणे तो तुमर्चे अभीष्ट करो. 


निवडा . म्हणजें मी त्यांस तुमचे, प्रमुख नेमितो. 
१४ तेव्हा. तुम्ही मला: उत्तर दिलें की तूं सांगतोस 
तंसे करणें ठीक ओहे; १५ म्हणून तुमच्या बैशांपैकी 
बुद्धिमान ' व प्रसिदध--अंशा मुख्य पुरुषांस निवढहून 


देव. परमेश्वर याच्या आहेनुसार जें. घोर. व 
भयानक रान अमोऱ्यांच्या. पहाडी प्रदेशाकडे जातांना 
तुम्हांस ठागळे, ते सवे अक्रमून कावेदा-यर्ण्यापर्यंत 
पोहचला. २० तेव्हां मीं तुम्हांस सांगितलें कीं 
अमोऱ्यंचा जो पहाडी प्रदेश परमेश्वर आपला देव 
आपणांस देत आहे तेथपर्यंत तुम्ही आत्म आहो. 
२१ पाहा, तो देश तुझा देव परमेश्वर याने तुला 
दाखवून दिला आहे; तुझ्या पूवेजांचा देव परमेश्वर 
याच्या आज्ञेप्रमाणे त्यावर चढाई करून जाऊन तो 
हस्तगत कर; तूं भिळं नको अथवा कचरू नको. 


१८९ 


13 


अ० १५२२-४५ 





_ तेव्हां तुम्ही सवे मजकडे येऊन . म्हगालां. 
आम्ही आमच्यापुढें मनुष्ये पाठवितो, म्हणजे तीं त्या 
देशाचा पत्ता लावून कोणत्या मार्गोने आम्हांला जावें 
लागेळ व कोणकोणत्या नगरांत प्रवेश करावा लागेल 
याची आम्हांस खबर देतील. २३ ही गोष्ट मला ठीक 
वाटली स्दणून प्रत्येक वंशासागे एक..असे. तुम्हांतळे बारा 
पुढष मीं निवडून: काढिले;...24-ते निघाले आणि डोंगर 
वटी..चहून. वर गेळे आणि अष्कोलू नाल्यापर्यंत जाऊन 
त्यांनीं . देठा .हेरिला; .२५ आणि -त्रे: त्या देसचीं. कांहीं 
फळें , हाती. घेऊन. आम्हांकडे :आले, . आणि. . त्यांनीं 
आम्हांस अक्षी खबर :दिली. कीं.जे. देश आमचा देवे 
परमेश्वर आम्हांस. देत आहें तो चांगला आहे.. २६ तरी 
- तुम्ही तेथें जाण्यास राजी झालां-: नाहीं; -आपल्य देव 
परमेश्रर यचे वचन तुम्हीं जुमानिलें. नाहीं; :२७ तुम्हीं 
आपल्या... डेऱ्यांत . कुरकुर - चालविली व म्हटलें कीं 
_ परमेश्वर आए्दांशी वैर करीत आहे, आणि म्हणूनच 
आम्हांस अमोऱ्यांच्या हाती. देऊन. आमचा सत्यनाश 
करावा या हेतूनें त्यानं आम्हांस मिसर .. देशांतून 
काढून आणिलें आहे. २८ आमही जाणार तें कोठें 
तेथीळ लोक आम्हांहून- मोठे व धिप्पाड आहेत, तेथील 
नसरें.मोठीं असून त्यांचे तट गगनापर्यंत गेळे. आहेत, 
। आणि तेर्थे अनाकाचे वंशज आमच्या दृष्टीस पडले, 
असें. आमेच्या बांधवांनी आम्हांस सांगून आमच्या 
हृदयाचे पाणी पाणी केलें. २९ तेव्हां मी तुम्हांस म्हणालो, 
तुम्ही त्यांस घाबरू नक', त्यांस भिऊं नका. “३० तुमचा 
देव परमेश्वर तुमचा अप्रयामी आहे, त्यार्ने मिसर 
देशांत . तुमच्यादेखत जसें सर्व कांहीं केलें तसें करून 
तो तुमच्यासाठी लढेल; ३१ ' आणि तुम्हीं रानांतहि 
: पादिळें कीं येथवर येऊन पोचेपर्यंत जो सारा मागे 
तुम्ही आक्रमिला त्यांत तुमचा देव परमेश्रर यानें 
मलुष्य आपल्या पुत्रास वागवितो त्याप्रमाणें तुम्हांस 
वागविले. ३२ एवढें करूनहि तुम्ही. आपला देव 
परमेश्वर याजवर विश्वास ठेविला नाहीं. ३३ तुमच्या- 
साठीं डेरे देण्यास ठिकाण पाहाते आणि रात्री, अभ्नींत 
व दिवसां मेघांत प्रकट होऊन तुमचा मार्गदर्शक व्हावें 








म्हणून तो तुमचा अग्रमामी झाला. ३४ तेव्हां तुमचें 
बोलणें ऐकून परमेश्वर कोपला आणि शपथ वाहून 
म्हणाला, ३५ जो चांगला देश देण्याचें मीं तुमच्या 
पूवेजांस शपथपूवेक वचन दिलें होतें, तो देश ह्या 
दुष्ट पिढीच्या लोकांपैकी एकाच्याहि दृष्टीस मुळींच 
पडणार नाहीं; ३६ यफुभ्रेचा पुत्र कालेब हा मात्र तो 
देश पाहील; ज्या भूमीला. त्याचे पाय लागले ती मी 
त्याला व त्याच्या वंशजांस देईन; कारण तो. पूर्णपणे 
परमेश्वराला अनुसरला आहे. २७ त्याप्रमाणें तुमच्यामुळे 
परमेश्वर मजवरहि. रागावून म्हणाला, तूंहि त्या देशीं 
जावयाचा नाहींस; ३८ नूनाचा पुत्र यहोशवा जो 
तुझ्य़ा सेवेस हजर. असतो तो तेथें जाईल, तूं त्यास 
धीर दे; कारण तो ते वतंन इश्लाएठ लोकांस मिळवून 
देईल; ३९. आणि ज्या मुलांबाळांविषयीं तुम्ही म्हटलें 
होतें कीं हीं हट होतील ती, आणि जीं अर्भके त्या 
समयीं बर्‍्यावाइटाचा भेद जाणत नव्हतीं तीं. त्या 
देशीं जातील; मी तो त्यांस देईन व तीं त्याचें वतन 
पावतील. ४० तुम्हांस पाहिजे तर तुम्ही परत जा, 
आणि तांबड्या समुद्राच्या मार्गानें रानांत प्रवास करा. 
४१. तेव्हां. तुम्ही मला उत्तर दिळें कीं आम्हीं परमे- 
श्वराचा अपराध केला आहे; तर आमचा देव परमेश्वर 
यानें आम्हांस आज्ञा केल्याप्रमाणे आम्ही वर चढून 
जाऊं व युद्ध करू; मग तुम्ही युद्धाच्या शत्राखांनी 
सज्जन होऊन डोंगर . चढून. जाण्याचे धाडस केलें. 
४२ तेव्हां परमेश्वराने मला सांगितलें, त्यांस सांग, 
तुम्ही जाऊं नका व लढाई करूं नका, कारण मी 
तुमच्यामध्ये .नाहीं. म्हणून शत्रु तुमचा मोड करील. 
४३ त्याप्रमाणे मीं तुम्हांस सांगितळें, पण तुम्हीं ऐकले 
नाहीं; तर परमेश्वराच्या आज्ञेविरुद्ध तुम्हीं बंडावा केला 

आणि साहस करून डोंगरावर चहून गेलां. ४४ तेव्हां 
त्या डोंगरांत राहणाऱ्या अमोऱ्यांनीं बाहेर हून 
तुम्हांशी सामना करून मधमाऱ्यांप्रमाणें तुमचा पाठ- 
लाग केला, आणि सेईर देशांतील .हर्मापर्यंत . तुम्हांस 
मार देत नेले. ४५ तेव्हां तुम्ही माघारे येऊन 
परमेशवराजवळ रहूं लागलां; पण परमेश्वराने तुमचा. 


१९८ 


अ« १५४५-२५२५ 





शब्द ऐकला नाहीं, तुमच्याकडे कान दिला नाहीं. 
४६ तेव्हां तुम्दी कादेश्यांत बरेच दिवस वस्तीस 
राहिल्मं तें तुम्हांला ठाऊकच आहे. 

“ १ मग परमेश्वराने मला सांगितल्याप्रमाणे 


मागून एसाबाचे वंशज आले; त्यांनीं त्यांचा संहार 
करून त्यांच्या ठिकाणी. वस्ती केली, इस्ताएल लोकांनीं 
परमेश्वराने दिलेल्या देशाचे जसें केळें तसेंच त्यांनींहि 
केलें. ) १३ तर आतां उठा, जेरेद ओहळापलीकडे जा. 


२ आपण मागें फिल्न तांबच्या समुद्राच्या वाटेनें तेव्हां आपण जेरेद ओहळापलीकडे गेलों. १४ आपण 


रानाकडे कूच केलें आणि बहुत दिवस सेईर 
बहाडास वळसा घालीत राहिलो. २ परमेश्वराने मला 
सांगितले, ३ या पहोंडास तुम्ही बहुत दिवस वळसा 
घालीत राहिलां आहां तेवढा पुरे; तर आतां उत्तर 
दिल्लेकडे वळा; ४ आणि तू लोकांस माझी आज्ञा सांग 
कीं सेईेरनिवासी तुमचे भाऊबंद जे एसावाचे वंशज 
त्यांच्या सीमेंतून तुम्हांस जावयाचें आहे; त्यांस तुमची 
भीति वाटेल यासाठीं तुम्ही फार संभाळा; '५ त्यांशीं 
झगहं नका; त्याच्या देशांतली पाऊलभरहि जमीन मी 
तुम्दांस देणार नादी; कारण सेईर पर्वेत एसावास वतन 
म्हणून मीं दिला आहे. ६ तुम्ही पैसे देऊन त्यांच्या- 
पासून अन्न विकत घेऊन खा आणि पैसे देऊन प्यावयास 
पाणीहि बिकत घध्या.. ७ कारण तुझा देव परमेश्वर 
यानें तुझ्या हातच्या सगळ्या कामाला यश दिलें 
आहे; ह्या महारण्यांतळें तुझें श्रगण त्याला ठाऊक 
आहे; आज वाळीस वर्षे तुझा देव परमेश्वर तुझ्या- 
बरोबर राहिला आहे; तुला कशाचीहि वाण पडली 
नाहीं. ८ ह्याकरिता सेईरनिवासी ' आपले भाऊबंद 
एसावांचे वंशज यांना बाजूस सोहून आपण अराबाच्या 
मार्गाने एहाथ व एसयोन-गेबेर हीं मागें टाकून चालला. 


कादेश-बर्ण्या सोडून जेरेद ओहळापलीकढे गेलों. 
त्यास अडतीस वर्षे होऊन गेलीं; इतक्या अवधींत 
परमेश्वराच्या प्रतिज्ञेप्रमाणें त्या पिढीतल्या योद्धथांचा 
छावणींत संहार झाला. १५ त्यांचा नायनाट होईपर्यंत 
छावणींतून संहार करावा : म्हणून परमेश्वराचा हात 
त्यांवर उगारठेला होता. 

१६ या प्रकारें सर्व योद्धे मरून गेळे, आणि लोकां- 
तून त्यांचा उच्छेद झाला, १७ तेव्हां परमेश्वराने मठा 
सांगितलें, १८ आतां मवाबाची सरहद्द म्दणजे आर 
ओलांडून पलीकडे तुला गेळें पाहिजे; १९ अम्मोनी 
लोकांजवळ जाऊन तूं पोहंचक्षील तेव्हां त्यांस उपद्रव 
करू नको व त्यांशीं झगडा करूं नको; कारण अम्मोनी 
लोकांच्या देशांतले तुला मी कांहींहि वतन करून 
देणार नाहीं; कारण लोटाच्या वंशजांस तो मी वतन . 
करून दिला आहे. २० त्या देशास सुद्धां रेफाईंचा देश 
म्हणतात; पूर्वी तेथें रेफाडे राहत असत; अम्मोनी लोक 
त्यास जमजुम्मी म्हणतात; २१ ते लोकहि अनाकी 
लोकांप्रमाणे प्रबळ, बहुत व घिप्पाड होते; पण त्यांचा 
परमेश्वराने अम्मोन्यांपुह्न संहार केला; ते त्यांच्या 
मागून येऊन त्यांच्या जागीं राहिले; २२ सेईरनिवासी 


मग आपण वळसा घेऊन मवाबांतील रानांच्या | एसावाच्या वंशजांपुढून परमेश्वराने होर्‍्यांचा . संहार 


मार्गानं गेलों. ९ तेव्हां परमेश्वराने मला सांगितलें 
मवाबास उपद्रव करूं नक्रा व त्यांच्याशीं युद्धाचा प्रसंग 
आणू नका; मी त्यांचा देश तुम्हांस वतन करून देणार 
नाहीं; कारण आर नभर मीं लोटाच्या वंशर्जांस वतन 
करून दिलें आहे. १० (पूर्वेकाळीं तेथें एमी लोक राहत 
होते; ते अनाकी लोकांसारखे प्रबळ, बहुत व घिप्पाड 
होते; ११ अनाकी लोकांप्रमार्णे त्यांसहि रेफाई म्हणत, 
पण मवाबी लोक त्यांस एमी म्हणतात. १२ तसेंच 
पूर्वकाळीं सेईरांत होरी लोकहि राहत असत; त्यांच्या 


केला, त्याप्रमाणे त्याने ्यांचाहि केला; ते त्यांच्या मागून . 
येऊन त्यांच्या ठिकाणीं आजवर वस्ती करून आहेत. 
२३. तसेंच अंग्वी हे. गज्ञा नगरापर्यंत खेड्यापाड्यांत 
वस्ती करून होते त्यांचा कफतोराहून आलेले कफतोरी 
यांनीं संहार. करून : त्यांच्या ठिकाणी वस्ती केली. 
२४ तर उठा, कूव कलून ' आर्णोन खोरें उतरून जा. 
पाहा, हेराबोनचा. राजा अभोरी सीहोन आणि त्यया देश 
मी तुझ्या हाती देत आहें; तो देश तूं आपल्या तान्यांत 
घेऊं लाग आणि त्याशी ' संग्राम कर. २५ जेवढे 


4९१ 


अ० २५:२५-द:११ 


अनुवाद 





लोक नभोमंडळाखालीं वसत आहेत त्या सर्वाच्या 
मनांत आज मी तुजविषयीं दहशत आणि भीति उत्पन्न 
कह लारोन, म्हणजे ते तुझें वतमान ऐकून तुह्या 
भीतीनें थरकांप पावतील व घाबरतील. 

- २६ मीं कदेमोथ रानांतून हेशबोनचा राजा 
सीहोन याजकडे दूतांच्या हाती सल्ल्याचा हा निरोप 
पाठविला कीं २७ मल्म तुझ्या देशांतून जाऊं दे; मी 
आपला नीट मागोने जाईन, उजवीडावीकडे वळणार 
नाहीं. २८. तू पैसे घेऊन मला खावयास अन्न 
विकत दे आणि पैसे घेऊन मला प्यावयास पाणी दे. 
मात्र मला पायांनी तुझ्या देशांतून जाऊं दे; २९ सेईर- 


निवासी .एसावाचे वंशज जाणि आरनिवासी मबाबी । आणि 


हे जसे मजशी वागळे तसाच तूंहि वाग म्हणजे मी 
यादेनेपलीकडे जाऊन आमचा देव परमेश्वर यानें 
आम्हांस दिलेल्या देशीं पोहंचेन; २० पण हेशबोनचा 
राजा -सीहोन आम्हांस आपल्या देशांतून जाऊं देईना; 
कारण तुझा देव परमेश्वर याने त्यास तुझ्या हातीं 
दयावे म्हणून त्याचें मन कठोर केठें व त्याचें हृदय 
उन्मश केले; आज हें बिदितच आहे. ११ परमे: 
* श्वरानें मला सांगितलें, पाहा, सीहोन व त्याचा देश मी 
तुझ्या ताब्यांत देऊं लागलो आहें; तो देश तुझें वतन 
व्हावे म्दणून हस्तगत करावयास लाग. २१२ तेव्हां 
सीहोन आपली सर्वे सेना घेऊन बाहेर निघाठा आणि 
आम्हांशी याहस येथें युद्ध करावयास आमच्यावर 
चाळून आला. ३३ मग आमचा देव परमेश्वर यानें 
त्याला आमच्या हवालीं केळे, आणि आम्हीं त्याचा, 
त्याच्या पुत्रांचा ब त्याच्या सर्व सेनेचा संहार केत. 
३४ त्या प्रसंगीं आम्हीं त्याचीं सर्वे नगरें घेतलीं आणि 
हरएक वसलेल्या नगरांतील रित्रिया व सुठेंबाळें यांसह 
त्यांचा एवढा विध्वंस केला कीं त्यांचें कोणीहि उरलें 
नाहीं; ३५  जिंकिलेल्या नगरांतल्या ठरीवरोबर त्यांचीं 
जनावरेंहि आम्हीं ठरून नेली. २६ आर्गोन खोऱ्याच्या 
कडेपा्शी अरोएर नगर आहे तेथून, व खोऱ्यांत जें 
नगर आहे. तेभून गिलादापर्यंत आम्हांला . दुगेम 

एकहि नगर राहिळें नाही; आमा देव परमेश्वर गाने तीं 


सवे आमच्या स्वाधीन. करून दिलीं: ३७ मात्र 
अम्मोनी वंशजांच्या देशांत, यब्बोक नदीच्या तीरींच्या 
प्रदेशांत, डोंगरवटींतील सवे नगरांत आणि आमचा 
देव परमेश्वर यानें ज्या ज्या ठिकाणीं जाण्याचें आम्हांस 
मना केलें त्या त्या ठिकाणीं तुम्ही गेलां नाही. 

१ मग आम्ही वळसा घेऊन बाशानाच्या वाटेने 
चहून गेलो तेव्हां बाशानाचा राजा ओग आपली 
सवे सेना घेऊन एदरडे येथे सामना करावयास 

बाहेर तेव्हां परमेश्वराने मला सांगितलें 
कीं नको; कारण तो, त्याची सर्वे सेना 
हीं मीं तुझ्या हातीं दिर्टी आहेत. 
(जा जसें हेशबोननिवासी अमोर्‍्यांचा राजा 
सीहोन याचें त्याचेंहि कर. ३ आपला देव 
परमेश्वर यार्ने वाशानाचा राजा ओग व त्याचे सर्व 
लोक यांस आमच्या हातीं दिलें आणि आम्हीं त्यांस 
असा मार दिला की त्यांपैकी कोणीहि उरला नाही. 
त्या प्रसंगीं आम्हीं त्याची सवे नगरे घेतलीं; आम्ही 
त्यांचें घेतलें नाहीं असें. एकहि नगर राहिळें नाही; 
आम्हीं साठ नगरें घेतलीं, म्हणजे अथोत्‌ अर्गोबाचा 
प्रदेश घेतला, बाशानांतळें. ओगचें राज्य तें हेंच 
५ हीं सवे तटबंदी नगरे असून त्यांचे तट उंच होते 
आणि त्यांस वेशी व अडसर होते, यांशिवाय 
आणखी खेडींपाडीं होती. ६ हेशबोनचा राजा सीहोन 
याच्या नगरांप्रमाणे त्या नगरांचाहि विध्वंस आम्हीं केला 
व मुल्ग्रंबाळांसह सवे वसलेल्या नगरांचा सवेस्वी विध्वंस 
केला; ७ पण सरदे गुरेढोरे व नगरांतली ढूट आम्ही 
हरण केली. ८ या प्रकारे आम्हीं त्या समयीं यार्देनेच्या 


निघाला. 
मिऊं 


दश 
व्‌ 
केलें 


4 


१० माळावरलीं सवे नगरे, सवे गिलाद प्रांत आणि 
सलका व एटद्रहे येथवर ओगाच्या राज्यांतील नगरे 
एवढा- सवे बाशान प्रांत आम्ही काबीज केला. ११ 
( रेफाई लोकांपैकी जे शेष राहिले त्यांतूत बाशानाचा 


१९२ 


रांजा ओग एवढाच उरला; त्याचा पलंग लोखंडाचा 
होता; तो अम्मोन्यांच्या राब्वा नगरांत अजून 
आहे. ना १ पुरुषाच्या हाताने याची लांबी नऊ हात 
आणिं रंदी “चार हाते- आहे. ) १२ त्या समयीं आम्हीं 
देश काबीज केला तो. एवढा: आर्णोंन खोऱ्याच्या 
सीमेवरल्य़ा अरोएर नगरापासून . गिंलादी डोंगराळ 
प्रदेशाचा अंथी भाग व त्यांतील संगळीं नगरें; हीं मीं 
रऊनेनी व ग्रादी यांस दिलीं; १३ गिलादाचा उरलेला 
भाग आणि सर्वे बाशान म्हणजे, ओगाच्या राज्यांत 
असलेला अर्गोबचा सारा प्रदेश हे मीं मनळ्छाच्या 
अर्ध्या वंशास दिळे ( यालाच रेफाईचा देश म्हणतात. 
१४ मनरशाचा पुत्र याईर यानें गश्री व माकाथी 
यांच्या सीमेपरतरत अर्गाबचा सर्व प्रदेश हस्तगत केला 


आणि बाशानास आपर्ले नांव म्हणजे हब्वोथ- 
| स्॒ झाला आणि माझें त्यानें ऐकले नाहीं. परमेश्वर 
' मला म्हणाला, पुरें, ही गोष्ट पुन्हां मजजवळ काढू नको. 
बेनी व गादी यांस मीं गिलादापासून आर्णोन खोऱ्या- : 
पर्यंतचा देश दिला; अथात्‌ त्या खोऱ्याच्या मध्यभागा- | 


इर असें ठेविले, तेंच आजवर चालत आहे ) 
१५ गिलाद देशा मीं माखीर यास दिला. १६ रऊ- 


अ० ३५११-७१ ३ 


त्या समयीं यहोदावास अशी आला दिली कीं तुमचा 
देव परमेश्वर यानें या दोन राजांचे काय केलें हे तूं 
आपल्या डोळ्यांनीं पाहिळें आहे. तूं नदी उतरून ज्या 
ज्या राज्यांत जाशील त्या 'त्या सर्वाचे परमेश्रर असेंच 
करणार. २२ तुम्ही त्यांस मिऊं नका, .कारण तुमच्या 
बाजूनं युद्ध . करणारा. .तुमचा. देव परमेश्वर आहे 
२३ त्या . स्रमयीं मीं. परमेश्वराची. काकळूत करून 
म्हटलं, २४ हे प्रभो देवा, तूं आपल्या दासांस भापला 
प्रताप व आपला बलिष्ठ हस्त दाखवू लागला आहेस; 
तुझ्यासारखी करणी करणारा वध पराक्रमी देव स्वर्गात 
अथवा पृथ्वीवर कोणी. आहे काय £ २५ तर मला पार 
उतरून जाऊं दे आणि यार्देनेपलीकडे असलेला तो 
उत्तम देर, तो उत्तम पवत आणि लबानोन हीं माझ्या 
दृष्टीस पडू दे: २६ पण परमेश्वर तुमच्या पायी मजवर 


२७ पिसगाच्या शिखरावर वढून जा आणि पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अहा चोहों दिशांकडे दृष्टि 


पर्यंत आणि अम्मोन्यांच्या सीमेवरील यब्बोक नदीपर्यंत | लावून तो देश पाहून घे; कारण तुला यादॅनेपलीकडे 
त्यांची सरहद्द ठरली; १७ तसाच किन्नेरेथापासून | जावयाचे नाही. २८ आणि यहोदावास अधिकारा- 


अराबाचा समुद्र म्हणजे क्षारससुद्र येथवर पिसगाच्या 
उतरणीखालील अराबा व यारदेनेच्या पूर्वेकडील सवे 
भ्रदेश त्यांस दिला. 

१८ त्या समयीं मीं तुम्हांस आज्ञा केली कीं 
तुमचा देव परमेश्रर यार्ने तुम्हांस हा देशा वतन 
म्हणून दिला आहे तर तुम्ही सवे योद्धे हत्यारबंद 
होऊन आपल्या इस्लाएल बंधवांबरोबर पेलतीरीं जा: 
१९ पण तुमच्या स्रिया, मुटेंबाळें व पक्क ( तुमची 
गुरेंढोरें बहुत आहेत हें मठा ठाऊक आहे ) या सर्वानी 
मीं. तुम्हांस दिलेल्या नगरांत. वस्ती करून राहावें; 
२० आणि तुमच्याप्रमाणेंच तुमच्या बांधवांस परमेश्वर 
विश्राम देईल; आणि तुमचा देव परमेश्वर यानें त्यांस 
देऊ केलेला यारदेनेपठीकडचा देशा त्यांनीं ताब्यांत 
घेतला म्हणजे जो प्रदेश मीं तुम्हांस दिला आहे तेथें 
तुम्ही आपआपल्या वतनावर परत या. २१ मग मीं 

१२ 


रूढ॒कर ढे थीर देऊन टढ कर, कारण या 
लोकांच्या पुढं तोच. चालेंलळ आणि जो देह 
तुझ्य़ा दृष्टीस पडेल तो त्यांस वतन करून देईल. 
२९ यास्तव आम्ही बेथ-पौराच्या समोरील खोऱ्यांत 
वस्तीस राहिलो. 
१ आतां, हे इस्राएल लोकहो, जे विधि व नियम 
९४ तुम्हीं पाळावे म्हणून मी तुम्हांस शिकवीत आहें ते 
. ऐकून ध्य़ा; त्यायोगें तुम्ही जीवंत राहाल आणि 
तुमच्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर तुम्हांस जो देवा देत 
आहें त्याचें वतन पावाल. २ जी आज्ञा मी तुम्हांस देत 
आहे. तींत अधिकडर्णे कांहीं करूं नका, अशासाठी 
कीं तुमचा देव परमेश्वर याच्या ज्या ज्या आज्ञा भी 
तुम्हांस ऐकवीत आहे त्या तुम्ही पाळाव्या. ३ बाल- 
पौराच्या प्रकरणी परमेश्वराने - काय केलें तें तुम्ही 
आपल्या डोळ्यांनी पाहिलें आहे; जे लोक बालपौराच्या 


१९३ 


भरू ४४३१-२४ 


अनुवाद 


मागें. लागे त्या सर्वांचा तुमचा देव परमेश्वर यानें | करार विदित करून तो पाळण्याची आह्ञा केली; हा 


हुमच्यामधून विष्वॅस केला; ४ पण जे तुम्ही आपला 
देव परमेश्वर यास : धरून राहिला ते सगळे आज 
जीर्वत आहां. ५ पाहा, मीं तर आपला देव परमेश्वर 
योच्या. आहेप्रमाणे तुम्हांस विधि :बः नियम शिकविले 
आहेत ते अशासाठी कीं ज्या देश्वॅः वतन पावण्यास 
ठुब्ढी जातः... आहां. त्यांत . तुम्ही त्याप्रमाणें चालावे. 
६ तुम्ही ते मान्य करून पाळावे, कारण तेणेंकरून देशो- 
देशींच्या लोकांच्या दृष्टीसमोर तुमची बुद्धि व समंजस- 
पणा प्रगट होईल; हे सवे विधि . ऐकून ते म्हणतील 
कीं: हें. मोठें राष्ट्र खरोखर बुदिमान. व. समंजस 
लोकांचें . आहे..._७ आमचा देव परमेश्वर याचा आम्ही 
धात्रा करितों तेव्हां . तो आमच्यासम्रीप... असतो. 
ज्याचा देव या प्रकारें समीप असतो असें दुसरे मोठें 
राष्ट्र कोणतें आहे ८ जें हॅ नियमशाख्र मी. आज 
तुम्हांस लावून देत आहे त्यांतल्यासारखे अथार्थ. विधि 
व नियंम ज्याचे आहेत असें दुसरें मोठें रार. कोणतें 
आहे? ९ मात्र तू सावध राहा आणि आपणाला 
अतिहायित . जप; नाहीं तर ज्या गोष्टी डोळ्यांनी 
पाहिल्या त्या : तू विसरून जाशील आणि: जन्मभर त्या 
उद्या .मनांतून जातील; ह्या तूं आपल्या पुत्रपौत्रांस 
विदित कराव्या. १० ज्या दिवशीं तूं होरेबानजीक 
आपला देव परमेश्वर यांच्यासमोर उभां राहिलास त्या 
दिवसांची आठवण ठेव; तेव्हां परमेश्वराने मला 
सांगितळें कीं या लोकांस माझ्याजवळ . एकत्र जमीव 
म्हणजे . मी आपलीं वचनें त्यांस ऐकवीन, यासाठीं कीं 
इहलोकी ते जीवंत असतील तितके दिवसं त्यांनीं माझें 
भय़ बाळगावयास शिकावे व आपल्या मुलांबाळांसहि 
ते श्रिकवावें. ११ त्या दिवशीं तुम्दी जवळ जाऊन त्या 
पवेताच्या पायथ्याशी उभे राहिलां; तेव्हां पवतावरची 
ज्वाला गगनमंडल भेदून वालली. होती आणि त्यावर 
काळोख, मेध व निणिड अंधकार हे पसरले होते. 





करार म्हणजे ती दहा वचनें होत; तीं त्यानें दोन 
दगडी. पाठ्यांबर लिहून . दिलीं. . १४ त्या समर्यी 
परमेश्वराने तुम्हांस विधि व. नियम शिकविण्याची आहा 
मला. केली, यासाठीं की. . तुम्ही: पैलतीरी जाऊन ज्या 
देरे. वतन पावणार . आहां :त्यांत तुम्ही ते. पाळावे. 
१५. ह्याकरितां तुम्ही आपणांसंबंधाने सावधगिरी . ठेवा, 
कारण परमेश्वराने तुम्हांशीं होरेब पवेतावर 
भाषण केलें तेव्हां कांही आकृति तुमच्या दृष्टीस पडली 
नाही; १६ तुम्ही बिघडून .जाऊन कोणा पुरुषाची 
अगर ख्रीची, १७ पृथ्वीवर संचार करणाऱ्या कोणा 
पद्यूची क्रिंवा अंतराळांत उडणार्‍या कोणा पक्ष्याची, 
१८ भूमीवर रांगणार्‍या कोणा जंतूची अथवा पथ्वीवरील 
जलामध्ये राहणाऱ्या कोणा मत्स्याची प्रतिमा कोरूं 
नये; १९ अथवा आकाशाकडे डोळे लावून सूर्य, 
चंद्र, तारे अर्थात्‌ आकाझांतील . तारागण . पाहून 
बहकून जाऊन त्यास दंडवत घालूं नये व त्यांची 
उपासना करूं नये; . ही तुमचा देव परमेश्वर यार्ने 
नभोमंडलाखालील सर्वे देवाच्या लोकांस देऊन ठेविलीं 
आहेत. २० आणखी तुम्हांस परमेश्वराने लोखंडी भटीं- 
तून, मिसर देशांतून बाहेर काढिले आहे, यासाठीं कीं 
तुम्ही आज आहांत त्याप्रमाणें त्याची खासे प्रजा व्हावे. 
२१ मग तुमच्यामुळे परमेश्वराने मजवर कोपून अशी 
शपथ वाहिली कीं तुला यादेंनेच्या पार जावयाचें नाही, 
व जो उत्तम देश इक्लाएलाचा देव परमेश्वर त्यांस वतन 
देत आहे त्यांत तुझा प्रवेश व्हावयाचा नाहीं 
२२ म्हणून मला या देशांत मरणे भाग आहे, मला 
यादेंनेच्या पार जावयाचे नाहीं; पण तुम्ही पार जाऊन 
तो उत्तम देश ताब्यांत घ्या. २३२ तुम्दी आपल्यासंबंधारने 
सावधगिरी ठेवा; तुमचा देव . प्ररमेश्वर यानें तुमच्याशी 
करार केला आहे तो विसरून तुझा देव परमेश्वर यानें 
तुला मनाई केलेल्या कोणत्याहि वस्तूच्या आकाराची 


१२ तेव्हां परमेश्वराने त्या अभीमधून तुम्दांशी भावभ | कोरींव प्रतिमा करूं नये. २४ कारण तुझा देव परमे- 


केळें; तुम्ही 
नाही; वाणी 


ऐकला; -पण कांही आकृति पाहिली 


झ्न्द 
मात्र. ऐकली. . १३ त्याने. तुझद्दोंस आपला 


श्वर भस्म करणाऱ्या अझीसारखा रर्ष्यावान देव आहे. 
१ झुळांत! बतनाची 


१ख्ड 


अ०- ४४२५-४७ 





देशांत राहून बहुत .काळ... लोटल्यावेर-: 


कम्दांसं: पुंत्रपौत्र. झाले. म्हणजे तुम्ही बिघडून एकाद्या 


अस्तूच्या आकाराची कोरींव मूर्त कराल, आणि आपला 


दव. परमेश्वर याच्या दृष्टीनें जें वाईट' तें. करून त्याचा 


साकी ठेवून. मी . सांगतों. कीं ज्या. देशाचे. वतन 


प्रावण्यासः- तुम्ही .यादेन. नदीः ओलांडून जात आहां तेथून ! 


तुमचा .अगदीं नायनाट होईल, त्यांत तुमचें . राहणें 
बहुत. दिवस. व्हावयाचे नाहीं,-. तर--.तुमचा समूळ नाश 
होईल. २७: परमेश्वर तुम्हांस इतर राष्ट्रांत . विखरील; 
ज्या. ज्या लोकांत परमेश्वर : तुम्दांस-:छांवून.- देईल तेथें 


तुमची संख्या अल्प राहील. २८ तेथें मनुष्याच्या हातांनीं.: 


घडलेल्या काष्ठपाषाणादिकांच्यां : देवांची, जे.पाइत नाहींत, 
ऐकत नाहींत, खात नाहींत, हुंगीत नाहींत, अशांची सेवा 
कराल. २९ तरी पण तेथेंहि तुम्ही आपला देव परमेश्वर 
यास शरण जाळ आणि. पूर्ण: जिवेंभावें त्याच्या 
शोधास लागाल - तर :तो : तुम्हांस . पावेल. ३० तूं 
- पंकटांत . पडशील आणि तुजवर हो. सेवे अरिष्टे येऊन 
कोसळतील, तेव्हां शेवटीं तूं आपला देव परमेश्वर याज 
कडे फिरशील आणि त्याची. वाणी ऐकशील; २१ कारण 
तुझा देव परमेश्वर. हा दयाळू देव आहे; तो. तुला दगा 


देणार नाहीं, तुझा नाश करणार नाहीं व जो करार 
तुझ्या पूर्वजांशीं त्यानं शपथपूर्वक केला तो विसरणार | 


नाहीं. ३२ देवाने मानवास निमाण करून या प्रथ्वीवर 
ठेविलें तेव्हांपासून तुझ्या जन्मापर्यंत आकाशाच्या 
एका टोकापासून दुसर्‍या. टोकापर्यंत जे दिवस गेले 
त्यांस विचारून पाहा कीं कधीं अशी मोठी गोष्ट झाली 
काय किंबा ऐकण्यांत तरी आली काय १ ३३' देवांची 
: बाणी अभीमभून प्रगट झाली. ती तू ऐकली तज्ञी 
ऐकून दुसरे कोणी लोक.जीवंत राहिळे काय १. ३४ त्या- 
प्रमाणेंच तुमचा, देव परमेश्वर यानें मिसर देझांतून 
तुमच्यासाठी तुम्हांदेखत परीक्षा, चिन्हें, चमत्कार, युद्धे 
बलिष्ठ भुज आणि उगारिलेला हस्त यांच्या योगें जशीं 
भयप्रद कृत्यें केलीं तशीं करून कोणा देवाने. एकाद्या 


राष्ट्रास इतर राष्ट्रांमधून बाहेर काढण्याचा कधीं यत्न केला ! 


काय १ ३५ परमेश्वरच. देव- आहे व त्याच्याविरक्षित 


अन्य कोणी नाहीं असें तुला कळावें म्हणून हें सर्वे: तुछा 


दाखविण्यांत आलें.-: ३६ तुला शिक्षण द्यावें म्हणून आका- 
4 झांतून त्यानें आपली वाणी तुला ऐकविली आणि: एथ्वीवर 
रांग चेतवाल,. २६ .तर आज आकाश व पृथ्वी यांस 


त्यानें तुला. आपला . महाभि. :दाखविला, आणि. अभीमंधून 
बिघोलेलीं- त्याचीं वचनें तूं ऐकली: ३७: त्यानें तुमच्या 
पुवेजांवर . प्रीति - केली म्हणून त्यांच्यामांगून त्यांच्या 
संतानास त्याने निवहून घेतलें आणि त्याने प्रत्यक्ष 
आपल्या महासामर्थ्यारने तुला मिसर देदांतून . बाहेर 
आणिलें. ते. यासाठीं कीं, २८: तुझ्याहून महान्‌ व सामथ्ये- 
वानू राष्ट्रास तुजपुढून घालवून देऊन तुला. त्यांच्या देहांत 
न्यावे. . आणि : त्यांची भूमि -तुंला .वतन करून द्यावी; 
आज हें. तुम्ही पाहतच आहां. ३९ ह्याकरिता आज हें : 
समजून घ्या आणि 'घ्यानांत- ठेवा. कीं. वर . आकाशांत 
व खालीं पृथ्वीवर परमेश्वरच देव आहे, अन्य. कोणी 
नाहीं; ४० आणि त्याचे विधि व आश्ञाज्या मी आज 
तुला सांगत आहें. त्यांचें पालन. कर, यासाठीं कीं तुझें 
व तुझ्यामागून तुझ्या वंशजांचें बरें व्हावे, आणि तुझा 
देव परमेश्वर जो देश तुला निरंतरचा देत आहे त्यांत 
तूं चिरकाळ राहावें. 

४१ मग मोझाानें यादेनेच्या पलीकडे पूर्वेस, 
उगवतीकडे तीन नगरें वेगळीं केलीं, ४२ यासाठी कीं 
चुकून व पूर्वी कांही वैर नसतां कोणीं आपल्या एकाद्या 
बांधवास मारिळें तर त्यानें यांतल्या एकाद्या. नगरांत 
पळून जाऊन आपला जीव वांचवावा; ४२. तीं नगरे 
हीं: रऊबेन्यांचें रानांतील माळावरळें नेसेर, गाद्याचें 
गिलादांतील रामोथ व मनऱशाचें वाशानांतळें गोलान. 

४४ -मोशानें इस्राएल लोकांस नियमझासत्र लावून 
दिलें तें हे; ४५ इल्लाएह लोक मिसर देशांतून 
निघाले तेव्हां त्यांस मोशार्ने सांगितलेली आज्ञावचनें, , 
विधि व. नियम हेच; ४६ यार्देनेंच्या पलीकडे बेथ 
पोराच्या समोरीळ खोऱ्यांत हेशाबोननिवासी < असोऱ्यांचा 
राजा सीहोन, ज्याला. मिसर देह्यांतून बाहेरं निघून 
आल्यावर मोशे आणि इल्लाएल लोक यांनीं जिवे मारिले, 
त्यांच्या देशीं असतां हँ सांगण्यांत आलें; ४७ आणि त्यांचा 


१२९५ 


अ>-४४४४-५२२३ 





- वेज्कशानोचा . राजा. भोग याचा - देश ' त्यानी 
काबीज: केला; .यादेनेंच्या :फ्लीकडे- उगक्‍्तीस'* राहणारे 
अमोरी ' यांच्या दोन:- रा्षांचा हा देश. "कटे हा 
देशः-उ्हटला. म्हणजे - आर्ण्पेन' . खोऱ्याच्या : सीमेकरल्या 


अरोएरु : नगेतपातून':--सीयोन': : म्हणजे * इमान!: पवेता- . 


प्र्यत;. ४९:-आणि प्रिसरवांच्याः उंतरणीखाली अरावाच्या 


समुंद्रापयकतः वार्देनेच्या पछीकडीलं. वूर्वचा : सर्वे: अरांबा 


हा होय. 


“-... . १ मोशाने-सवे इ्लाएळ लोकांस बोलांबून सांगि. 


द तळे हे. इक्लएलःलोकहो, जे बिथि क नियम आज : 
मी तुमच्या कानीं पाडीत आहें ते ऐकून भ्या; तुम्ही ते 


शिक्ष, : मान्य. करा वे. पाळा: २. आपला देव परमेश्वर 


यानें. होरेबांत आपणांबरोबर करार :केला. : ३ हा-करार 
परमेश्वराने आपल्या. पूर्वेजांशींच केला असें. नव्हे, - तर : 


आज जे आपण सवे जीवंत आहें त्या आपल्याबरोबर 
केला आहें: ! ४ परमेश्वराने त्यां. पर्वतावर अभीमधून 
सुम्हांशी': > प्रत्मक्ष भाषण केलें; ५ त्या अभीच्या 
भीतीनेंः तुम्ही. पर्वतावर चढलां. नाहीं; परमेश्वराचे 


यंचन तुम्हांस प्रगट करावें म्हणून त्या. प्रेसंगी मी: 
| दैंगार आहे त्यांत तूं विरकाोल राहज्तील आणि तुझें 


- परमेश्वराच्या ब॒ तुमच्या दरम्यान उभा राहिलों 
तेव्हा त्यानें म्हटलें न 
६: ज्यानें तुला मिसर देशांतून, दास्यग्रहांतून 
काढिलें तो मी परमेश्रर तुझा देव आहे. : 
७ माझ्यासमोर तुला अन्य देव नसावे. 
२ < आपल्यासाठी कोरीव मूर्त करूं नको; आकाशां- 
: तील, ' खालीं प्रथ्वीवरील व प्रथ्वीखालच्या जलांतील 
कशाचीहि प्रतिमा करू नको; ९ त्यांच्या पार्या पह 
नको. किंवा त्यांची पूजा करूं नको; मी परमेश्वर तुझा 
देव डेष्यांवान देव आहें; जे मजशी बिरोध करितात 
स्यांच्या मुलांस तिसऱ्या चौथ्या पिढीपर्यंत वडिलांच्या 
अन्यायाबद्दल मी शासन करितो; १० आणि जे मजवर 
प्रेम करिलात व माझ्या आज्ञा पाळितात -अझ्ञांच्या 
इजारो जणांवर मी करुणा करितो. 
-. १ अंथया: पिढ्यांवर 


:"₹१ तुझा: देव :परमेश्वर याचें नांव व्यर्थ घेऊं नको; 


कारण जो परमेश्वराचे नाम 'ठ्यर्थ घेईल. त्याची तो मध 
करणार नाहीं. 

४१२ तुझा देव 'परमेश्रर याने तुठा आज्ञा केल्या- 
प्रमाणें शब्बाथ दिवस पवित्रपणें पाळण्याकडे. लक्ष, असूं. दे. 
१२३. सहा. दिवस श्रम. करून आपलें सवे :कामंकाज 
कर;. १४ पण सातवा : दिवस तुझा देव'परभेश्रर याचा 
शॉब्नोय आहे; त्या. दिवशीं कोणतेंहि कामक्राज करूं 
नये; तू.,: तुझा. पुत्र, तुझी ' कन्या, तुझा .दास, तुझी 
दासी, तुझा बेल, तुझें. गाढव, तुझा कोणताहि: पडु 
अथवा तुझ्या वेशींच्या आंत. असलेला विदेशी *यानेंहि 


ते करू: नग्रे;, यासाठीं कीं तुझ्याप्रमाणे तुझ्या दास- 


दासींसहि बिश्रांम मिळावा. १५ तूं ह्या गोष्टीचें स्मरण 
ठेव कीं. मिसर देशांतःतूं दास होतास आणि तेथून तुझा 
देव परमेश्वर यानें तुला बलिष्ठ थुजाने“व उगारलेल्या 
हाताने. बाहेर आणिलें, म्हणून तुझा देव. परमेश्वर यानें 
तुला शब्बाथ दिवस पाळण्याची आज्ञा केली आहे. . 

“*'१६--तुझा देव परमेश्वर याने. तुला आज्ञा केली 
आहे तंदनुंसार आपला: बांप व. आपली आहे यांचा 
लोन राख म्हणजे जो देश तुझा देव परमेश्वर तुला 


कल्याण होईल. 

१७ खून करूं नको. 

१८ व्यभिचार करूं नको. 

१९ चोरी करूं नको. 

२० आपल्या दोजाऱ्याविरुद्ध खोटी साक्ष देऊं नको. 

२१ आपल्या दोजाऱ्याच्या सीचा अभिलाष करू 
नंक्रो; आपल्या शेजाऱ्याच्या घराची लालसा धरूं नको; 
त्याचें शेत, दास, दासी, बैल, गाढव, . अथवा आपल्या 
शेजाऱ्याची कोणतीहि वस्तु यांची लालसा धरूं नको. 

२२ हीं वचने परमेश्वराने त्या पवेतावर . अभि- 
मेघ व अंधकार यांमधून तुमच्या सर्वे मंडळीस महा- 
शरब्देकरून सांगितली; अधिक सांगितली नाहींत. 
त्यानें दोन दगडी पाट्यांवर तीं लिहून माझ्या हातीं दिलीं 
२३ पर्वेत अमीनें जळत - असतां त्या काळोखांतून . 


१९६ 





निथेतं असलेला त्याचा शोंब्द तुम्ही ऐकला, तेव्हां तुम्ही 


व तुमच्या वंशांचे सवे 'प्रसुंख व तुंमंथे ' वडील. जने 


मांश्यासक्रिय आले; २४ त्या समयीं तुंम्ही म्हणाला 


पोहा, आमचा देव परमेश्वर यार्ने आम्हांस:-आपलें : 
तेज: व “महिमा. प्रगट. केला आहे, आणि. अंमीमधून : 
निंषतं असलेला त्याचां शब्द 'आम्ही ऐकला आहे; : 
तर आज आमटी हे पाहिटें*कीॉ-देव मानवाशी बोलत . 
असतांहि मानव जीवंत राहलो. ” २५ आतां. आम्ही : 
कारणं हा प्रचंड. अभि आम्दांस : 
भस्म करील; ' आम्ही आमचा देव परमेश्वर याची 
बाणी आणखी ऐक्रत राहू तर मखंन जॉऊं. २६ तरी, 
आम्ही अम्नीमधून निघणारी जीवंत देवाची ' वाणी 
ऐकून जीवंत राहिलो, तसा प्राणिमात्रांपैकी दुसरा ' 
कोणी जीवंत राहिला आहेः काय £ २७ तर तूं समीप' 


काँ प्राणास सुकार्वे १ 


जा आणि जें कांहीं आमचा देवं परमेश्वर बोलेल तें 
ऐकून घे; आणि मग जें कांही आमचा देव परमेश्वर 


तुला सांगे ते आम्हांस सांग म्हणजे आम्ही तें ऐकून 


त्याप्रमाणें वागू... २८ . तुम्ही मळा असें सांगितलें तेव्हां 
परमेश्वराने तुमचें म्हणणे ऐकले; आणि तो मलो 
म्हणाला, ह्या लोकांचें तुजशीं जें कांहीं बोलणें झालें तें मीं 
ऐकले आहे; त्यांनीं जें कांहीं म्हटलें तें बरोबर म्हटलें; 
२९ त्यांचें मन निरंतर असेंच राहिलें तर किती बरे ! 
म्हणजे ते माझें भय धरून माझ्या' सर्व आ्ञांचें सवदा 


पाठून करितील, व तशानें त्यांचें व त्यांच्या संततीचे 


निरंतर कल्याणं होईल. ३० त्यांस जाऊन सांग कीं 
वुम्ही आपआपल्या डेर्‍्यांकडे फरत जा; ३१ पण तूं 
येथें माझ्याजवळ उभा' राहा आणि सवे धर्मशाक्ष, 


विधि व नियम तुला त्यांस दिकवावयाचे आहेत ते. 
मी तुला सांगेन, यासाठीं कीं.जो देश मी त्यांस बतन; 
करून देत आहे, त्यांत त्यांनीं ते पाळावे. २२ ह्यास्तव 
हुम्डही आपला देव परमेश्वर यांच्या आश्या मान्य करून 
वाळा, उजवीडावीकडे वढू नका. २३३ ज्या मागाने 
चालणष्याविषयीं तुमचा देव परमेश्वर यानें दुम्हॉस 
आहा दिली. आहें. त्यो सवे मागोने तुझी चाला. 


महभजे तुम्ही जीवंत राहाळ व तुमचें कल्या होईल. 


मयाचा जाडा लाडा हह, गसगगगजआआखबयबजजयबयाबा॒ुजाबाअययाा जबाब 





-.. अ०2५२१३-६:१२ 








आणि. जो देश तुम्ही वतन कळून चेणार आरडा 
त्यांत तुम्ही वविरकाळ राहाल. 
" १ ३ तुमचा ' देव 'परमेश्रेंर यांने धर्मशार्क्र; विधि 

वॅनियमः 'तुम्हांस. शिकविण्याची आज्ञा. मला. दिली 
न आहे; तुंम्ही जो. देश वतन. कलन घेच्यासःपैलतीरी . 
जात “आहां ' तेथे तुम्ही ते पळावे; सेः हे: २" तूवे 
तुझेशश्युत्रपौत्र थांनी पस्मे्राचें. मब: बाळंगून संवे 
विधि” व आज्ञा ज्या' मी* तुला. सांगत आहें त्या जन्मंर्‌ 
भर पाळव्या म्हणजे तू तेथे व्िरिकाळ राहेछ्तीलं 
३ ह्याकरिता हे इल्लांएला, हे. भ्रंथण कर, मान्य केर आणि 
पाळ म्हणजे तुझ कल्याण होईल; आणि तुंह्या 
पूर्वजांचा . देव परमेश्वर यार्ने दुधामधाचे प्रवाह वाहतं 
असलेला जो देडा तुला देण्याचे वचन - दिलें. आहे 
त्यांत तुम्ही बहुगुणित व्हाल. 

ड-हे इंक्षाएला, श्रवण कर; : आपला - देव" परेसेश्वर 
हा अनंन्य परमेश्वर आहे; "५ तूं. आपला : देव परमेश्वर 
याजवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जिवाने वः पूर्ण - शक्तीने 
प्रीतिःकरे.. ६ ज्या “गोष्टी मी तुला “आजे बजावून 
सांगतं आहें त्या. तुझ्यां हृदयात बिंनींव;. ७.आणि त्या 
तूं. आपल्या मुलांबाळांच्या : मनांवर 'छश्ीव आणि घरीं 
असतां, *- मार्गानें : चालत असलां, 'निजतां, उठतां 
त्यांविषयी. बोलत जा. ८ त्या आपल्या हाताला 
व्ित्रादाखळ बांध आणि आपल्या दोन्ही डोळ्यांच्या 
मधल्या भागी. कपाळपटी.. म्हणून लाव. ९ आपल्या 
दाराच्या बाह्यांवर व आपल्या फाटकांवर त्या. लही. 

१० जो देशा तुला देण्याविषयी तुझा देव परमेश्वर 
यानें अब्राहान, इसहाक व याकोब यांस आणभांक दिली 





विहिरी 'आणि: तूं ' लाविळे नाहींतअसे होक्ष- . 
जेतलंबृह्य ही. सर्वे तो. तुला देईल; आणित 
घेऊन तूत होशील: १२ मात्रे ज्या परंने- 
दास्येंगरहांतूनं, देशातले काढिळें 


र री. 


१९५७ 


अ०.६५१२-१७९. 





त. तुला बित्तर : पडेल ' असे. नःःहोवो. १३. तू 
आपला देव परमेश्वर... याचें:; :मयः :बाळंग,: 


देशांतील ....लोकांच्या- देवांसागे :ठायूं नका; ५७-कारणं 


मुझ्यामर्ध्ये ; असंणारा:...तूझा - देव .परभेश्वर :: केः्यावात र्‍ 
देव आहे. - तुस देवा;परमेबर याचा कोक रतुश्यानर 
अडकून. त्यार्ने तुझा : संहार _: करून तुला. एभ्वीवरून . 


नष्ट:कसरवे असें. न.होको. ी 
१६ तुमचा: देव परमेश्वर याची परीक्षा तुम्ही, सल्सा एथे 


पाहिली तशी पाहूं नका. १७ आपला. देव परमेश्वर यानें : 
॥ सोयरीक . करू नको; आपली _ कन्या त्यांच्या मुलास 


दिलेल्या आज्ञा, आहावचने व विधि हीं जपून पाळा. 
१८ जे. काम... परमेश्वराच्या. दृष्टीने . उचित व चांगलें 
आहे तेंच कर, म्हणजे तुझें कल्याण होईल; आणि 
जो. उत्तम. देश देण्याची परमेश्वराने तुझ्या पूर्वेजांस 
आणंभाक: दिली ..आहे; त्यांत . तुझा प्रवेश होऊन त्याचें 
चतन:-तूं..फावझील;: :4९ आणि. परमेश्वराच्या. सांगण्या- 
प्रामणे. तुझे सक्के शजु तुझ्यापुढन. घालवून देण्यांत येतील, 
२०. पुढील...काळीं जेव्हां. तुझा पुत्र तुला विचारील 
कीं हीं आक्ञावचने, हे :विधि व. हे. नियस पाळण्या- 
विषयी आपला देव परमेश्वर याने तुम्हांस आज्ञा 
दिली आहे. त्यांचें प्रयोजन काय १ २१ तेव्हां तूं 
आपल्या. पुत्नांस सांग कीं आम्हीं मिसर देशांत फारोवये 
दास. होतों तेन्हां. परमेश्वराने समर्थ हातानें आम्हांस 
मिसर देशांतून बाहेर काढिले; २२ परमेश्वराने आमच्या 
देखत मिसर .देशांत फारो व त्याचे सवे घराणें यांस 
थीडादायक-- अशीं. मोठीं -जिन्हें ब चमत्कार दाखविले 
२३ आणि आपल्या पूर्वेजांस.. आणभाक करून दिलेल्या 
या देशांत न्यावे म्हणून त्यानें तेथून आम्हांस 
बाहेर काढिले. २४ परमेश्वराने हे. सवे बिथि 
पाळण्याची: आपल्याला आहय: दिली, ती . यासाठी की 
आपण "आपल. देव परमेश्वर याचे भय बाळगावे 
अश्वानें. आपलें निरंतरचें :कल्याण होईल > आणि तो 
आपणांस. ज्ञीवंत - राखील; .झाज. हें तुम्ही पाहतच आहां. 
२५ . आपण . आपला देव... परमेश्वर य्राच्यात्तमोर 


| र्‍ > 2 त्यांची न 
ठेपासना करं, आणि शपथ. वाहतांना . त्याचेंच नाम घे. : 
१.४ तुम्ही अन्य देवांच्या. म्हणजे, आपणांसभोबतालच्या 


त्याच्या: आक्ञेप्रमांजें हे. सर्व. नियम मान्य करून पाळिळे 

तरी ही आपली: धार्मिकता ठरेल. 

१५४०५ १ जो देश वतन करून घेण्यास तूं जात आहेस 
(खे तेथेः-तुझा देव. परमेश्वर तुला नेईल आणि तुझ्या 
*->खुढून बहुत राष्ट्रं घालवून देईल, म्हणजे अर्थात्‌ 
हित्ती, . गिगाशी,-.अमोरी, कनानी, परिज्णी, हिव्वी 
आणि यबूसी-.हीं. तुम्हांहून महान आणि .समर्थ अशी 
सात..राष्ट्रू- घालवून देईल; ..२ आणि तुझा.. देव परमेश्वर 
स्मंस.:तुझ्या हवालीं करील. व तूं त्यांचा. मोड करशील, 
तेव्हां त्यांचा. समूळ ज्ञाश कर; _ त्यांशॉ. करारमदार 
कुळ नको व..त्यांची द्या करूं नको; ३. ल्यांच्याश्वीं 


देऊं नको व त्यांची कन्या आपल्या मुलास करूं नको; 
४ कारण ते लोक तुझ्या पुत्रास मजपासून बहकवितील 
आणि. अन्य. देवांची उपासना करावयास लावितील; 
त्यामुळें परमेश्वराचा कोप तुम्हावर भडकेल व तो 
तुमचा नाश. सत्वर करील. ५ त्या ..लोकांशीं वर्तन 


॥ करावयाचें. तें. असें: त्यांच्या .वेद्या मोडून .टाका, त्यांचे 


स्तंभ तोहून. टाका, त्यांच्या अशेरा मूर्ति तोडून फोडून 
टाका. आणि त्यांच्या कोरींव. मूर्ति . अभीने जाळून टाका. 
६ कारण ते. आपला देव परमेश्वर यांची पवित्र प्रजा 
आहेस; था अखिल पृथ्वीवरील देशांतील लोकांतून 
तुझा देव परमेश्वर यानें तुला निवडून घेतलें आहे 
तें यासाठीं कीं तूं त्याची खास प्रजा. व्हार्वे. ७ परमे: 
श्वराने तुम्हांवर ' प्रेम करून तुम्हांस निवडिे याचें 
कारण तुम्ही संख्येने बहुत म्हणून नव्हे; उलट तुम्ही 
सवे राष्ट्रांमध्ये संख्येने अल्प होतां; ८ परमेश्वराने 
तुम्हांस समर्थ हाताने. दास्यग्हांतून, मिसरचा राजा फारो 
याच्या हातांतून सोडवून बाहेर. आणिलें याचें कारण 
हेंच कीं त्याचें. तुमच्यावर प्रेम आहे आणि तुमच्या 
पूर्वेजांशीं जी. आणभाक त्यानें केली ती पुरी करण्याची 
त्याची इच्छा आहे. ९ ह्याकारेतां हें परके समजून घे 
कीं - तुझा. देव . प्रमेश्वरच.. देव . आहे, तो सत्यवचनी 
देव. आहे; जे त्याजवर म्रेम ठेवितात व त्याच्या आज्ञा 
पाळितात त्यांच्या. हजारों 'पिढ्यांबरोबर तो आपला करार 


१९्ट 


अनुवाद 





_ त्यांजवर दया कारेतो; १० जे त्याचें 
वैर करितात त्यांच्या. डोळ्यांदेखत तो त्यांचें पारिपत्य 
कहून नारा. करितो; जो त्याचें वैर करितो त्याच्या- 
संबंधार्ने. विलंब न करितां त्याच्या डोळ्यांदेखत तो 
त्याचें पारिपत्य करितो. ११ -यास्तव जें धर्मशात्र, जे 


विधि. व जे नियम मी आज तुम्हांस सांगत आहे ते. 


मान्य करून पाळा. . 
१२ तुम्हीं हे नियम ऐकून. मान्य केले व त्याप्रमाणे 


चाललां तर तुझा देव परमेश्वर तुझ्या पूर्वजांशीं शपथ- | 
थूवेक केलेला करार व दयेचें बचन तुझ्यासंबंधाने 


राखील; १३ तो तुजवर. प्रेम ठेवील, तुझें अभोष्ट 


करील, तुला बहुगुणित. करील आणि जो देह तुला 
देण्याविषयी तुझ्या पूर्वेजांशीं त्यानें आणभाक केली ! 


त्या देशीं तो तुझें पोटचें फळ, भान्य, दाक्षारास व 
तेल ह्या तुझ्या भूमीचा उपज आणि तुझ्य़ा गुरांढोरांची 
अथ शोेरडांमेंढरांची वाढ यासंबंधाने तुला बरकत देईल. 
१४ तूं सव देशच्या लोकांहून धन्य होशील; तुझ्यांतलां 
किंवा तुझ्या पशंतळा कोणी नर किंवा मादी वांझ 
राहणार नाहीं; .3५ आणि परमेश्वर तुजपासून सर्व 
प्रकारचे रोय दूर राखील. मिसर. देशांतील. ज्या व्याधि 
तुला ठाऊक आहेत, त्यांतल्या कोणत्याहि तुला लागणार 
नाहींत; त्या तुझ्य़ा सवे वैर्‍्यांस लागतील. १६ जे लोक 
तुझा देव परमेश्वर तुझ्या हातीं देईल त्यांचा संहार 
कर; त्यांजवर दयादर्टि करू, नको; त्यांच्या देवांची 
उपासना करूं नको; करिज्ील तर तो तुला 'पाश होईल. 
:१७ तूं एखादे वेळीं आपल्या मनांत असा विचार 
आणिश्ीळ कीं हीं राष्ट्रे मजहून मोठीं आहेत, 
त्यांस त्यांच्या क्‍्तनांतून मल्य कसे घालवून देतां 
येईल १ १८ तर त्यांची भीति धरूं नको; तुझा देव 
यरमेश्वर यानें फारोचे ब॒ सवे मिसर देशाचे काय केलें 
स्वये वांयळें स्मरण ठेव; १५९ तू अपल्या डोळ्यांनी 
अत्यक्ष पाहिलेली संकटे, चिन्हें द चमत्कार, तसेच 
समर्थ भुज व उगारिलेला हात यांच्यायोगें तुझा देव 
परमेश्वर यानें तुला काहून आणिलें याचें -चांगळें. स्मरण 
ठेक; त्याप्रमार्णेच ज्या लोकांची तुला भीति वाढत आहे 


अ० ७ ९-८५३ 








त्यांचें शासन तुझा देव परमेश्वर करील:- २० याखेरीज 
तुझा देव परमेश्वर त्यांच्यामध्ये गांधील्माशा ,पाढवील, 
त्या. एवढ्या कीं त्यांच्यापैकी जे तुझ्यापुद्ठन . वांचून 
लपून राहतील त्यांचाहि नाश होईल. २१ त्यांस पाहून 
घाबरू नक्तो, कारण तुझा . देव. परमेश्वर तुझ्यामध्ये 
आहे; तो महान्‌ आणि. भययोग्य देव आहे. २२ तुझा 
देव परमेश्वर त्या राष्ट्रास. तुझ्यापुढून हळूहळू. घाल्वील; 
त्यांचा एकदम अंत करूं नको, केल्यास वनफ्झु वाढून 
ठुला उपद्रव होईल. २३ तरी तुझा देव . परमेश्वर 
त्यांस तुझ्या हातीं देईल आणि. त्यांचा निःपात होईपयत 
त्यांस व्याकुळ करीत राहील. २४ तो त्यांचे राजे 
तुझ्या हातीं देईल आणि तूं त्यांचं नांव या नभोमंडळा- 
खाळून नष्ट करिशी; त्यांतला कोणीहि तुजशीं सामना 
करणार नाहीं; व डोवटीं तू त्यांचा संहार करिशील. 
२५ त्यांच्या देवांच्या कोरींव मूर्ति तुम्ही अभीने जाळून 
टाका; त्यांजवरली ख्ऱ्याची व सोन्याची मढणी असेल 
तिचा लोभ करूं नको व ती आपल्याकरितां घेऊं नको; 
घेशील तर त्यांच्यामुळें .पाशांत पडशील; कारण तुझा 
देव परमेश्वर याला त्याचा वीट. आहे; २६ तूं कोणतीहि 
अमंगळ वस्तु आपल्या घरीं आणे नको, आणिज्लील तर 
तूंहि तिच्याप्रमाणें नाशपात्र ठरशील; तिचा अगदीं 
वीट मान व. तिचा अव्हेर कर, कारण ती नाशपात्र 


टॅ करीत आहें तें मान्य .करून पाळा, म्हणजे तुम्ही 
जगाल, बहुयुणित व्हाल आणि तुमच्या पूवेजांस 
परमेश्वराने शपथपूर्वक देऊं केलेल्या देहांत अवेश 


१६६ 


भ० ८५३-९३५ 


अनुवाद 





केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखांतून निघ- 
णाऱ्या प्रत्येक वचनाने बांचेल हें तुझ्या प्रत्ययास आणून 
द्यावे. ४ हीं चाळीस वर्षे तुझीं वें जीण झालीं नाहींत, 
तुझे पाय सुजले नाहींत. “. तूं. आपल्या मनांत हा 
विचार कर. कीं मनुष्य आपॅल्या -पुत्रास ताडण करितो 


तसा. तुझा देव परमेश्वर तुला . ताडण करींत आहे. 


६ तर आपला देव परमेश्वर याच्या आक्ञा पाळ, 
त्याच्या मार्गाने चाल व त्याचें भय बाळग. ७ कारण 
तुझा देव परमेश्वर तुला एका उत्तम देशीं घेऊन जात 
-आहे; खोऱ्यांत व डोंगरांत उगम पावून पाण्यानें भरलेल्या 
नद्या, झरे, ओहोळ त्यांत वाहत आहेत; ८ गहूं 
जव, द्राक्षवेली, अंजीर व डाळिंबे यांचा तो देश आहे, 
मध व तेल देणारे जैतून यांचा तो देश आहे; ९ त्या 
देशांत टंचाई न पडतां. तूं अभ खाक्लील; तुला कोणत्याहि 
गोष्टीची वाण पडणार नाहीं: तेथले धोंडे लोखंड 
आहेत व तेथल्या पहाडांतून तुला तांबे खणून काढतां 
येईल. १० तूं खाऊनंपिऊनं तृप्त होशील आणिं जो 
उत्तम देदा तुझा देव परमेश्वर यानें तुला दिला आहे 
त्याबद्दल तूं. त्याचा धन्यवाद करिशील. ११ आपला 
' देव परमेश्रर याला तूं विसरू नयें; ज्या आज्ञा, नियम व 
विधि मी आज तुला सांगत आहें त्या पाळावयाचे 
सोडून देशील तर संभाळ. १२ तूं खाऊनपिंळन तृप्त 
होशील आणि चांगलीं घरें बांधून त्यांत राहशील, 
१३ तुझी. गुरेंढोरें व शेरडेंमेंढरे यांची व्रुद्धि होईल, 
तुझें सोनेर्पें व तुझी सवे मालमत्ता वाढेल, १४ तेव्हां 
तुझें मन उन्मत्त होऊन ज्याने तुला दास्यगृहांतून, 
मिसर देशांतून काढून आणिर्ले तो तुझा देव परमेश्वर 
याला विसरू नये म्हणून . संभाळ; १५ आग्या सर्पांनीं 
व॒विंचवांनीं व्यापिलेल्या विस्तीर्ण व भयानक रानांतून 
आणि पाणी नसलेल्या सक्त भूमीतून त्यानं तुला आणिर्लट: 
त्यानं तुजसाठीं गारगोटीच्या खडकांतून पाणी काढिले; 
१६ आणि तुझ्या पूर्वजांस माहीत नसलेला जो मान्ञा 
त्याच्या योगाने रानांत त्यानं तुझें पोषण केलें, तें यासाठीं 
कीं तुल्त लीन करावें व कसोटीस लावून अखेरीस 
तुझें कल्याण करावें; १७ तर्सेच हे घन माझ्याच 


सामर्थ्याने व भुजबलानें मला आप्त झालं आहे असें व. 
मनांत म्हणूं नको. १८ . तू. आपला देव परमेश्वर 
याचें स्मरण ठेव, कारण धनप्राप्ति करून घेण्याचें 
सामध्य़े तोच तुला यासाठीं देत आहे की त्यानें तुझ्या 
पूर्वजांशीं शापथपूर्वक केलेला करार कायम राखावा; 
आज हें विदितच आंहे. १९ तू आपला देव परमेश्वर 
यास विसरून इतर देवांच्या मागे लागंशील, त्यांची 
उपासना . करिझील, त्यांचें भजनपूजन करिश्ील तर 
तुमचा समूळ नाश होईल; हें मी तुम्हांला प्रतिज्ञापूवैक 
सांगतों. २० तुम्ही आपला देव परमेश्वर याची वाणी 
ऐकणार नाहीं तर ज्या राष्ट्रांचा नाश परमेश्वर तुमच्या- 
देखत करणार आहे त्यांच्याप्रमाणे तुम्हीहि नादा पावाल. 
१ हे इस्राएलला, श्रवण कर; तुझ्याहून महान 
९ व समर्थ राष्ट्रे ताब्यांत घेण्यास त. आज यादेन 
उतरून जाणार आहेस; त्यांचीं नगरे मोठीं व 
त्यांचे कोट गगनचुंबित आहेत; २ तेथले लोक मोठे 
व घिण्पाड असून अनाकी वंद्यांतठे आहेत हं तुला 
माहीतच आहे; अनाकाच्या वंरजांशीं कोण सामना 
करील १ हा त्यांजविषयींचा प्रवाद तू ऐकलाच आहे. 
३ तर आतां हें पक्के जाण कीं भस्म करणार्‍या अम्नी- 
सारखा तुझ्यापुढे तुझा देव परमेश्वर आहे; तो त्यांचा 
संहार करील व त्यांला तुझ्यापुढे चीत करील, आणि 
परमेश्वराने तुला सांगितल्याप्रमार्णे तू त्यांस घालवून 
देऊन त्यांचा त्वरित नाश करिजझील. ४ तुझा देव 
परमेश्वर त्यांस तुझ्यापुढून घालवून देईल तेव्हां आपल्या 
मनांत म्हणूं नको कीं माझ्या पुण्याईमुळें परमेश्वराने 
मला हा देश वतन करून घेण्यास येथें आणिलें आहे; 
खरें पाहतां या राष्ट्रांच्या दुष्टाईमुळें तुझा देव परमेश्वर 
त्यांस तुझ्यासमोरून घालवून देत आहे. ५ तूं त्यांचा 
देश वतन करून. घेण्यास जात आहेस हें तुझ्या पुण्याई- 
मुळें नव्हे अथवा तुझ्या मनाच्या सात्विकतेसुळें 
नव्हे, तर त्या राष्ट्रांच्या दुष्टाईमुळें; आणि तुझे पूर्वज 
अब्राहाम, इसहाक व . याकोब यांजशीं परमेश्वराने जी 
आणभाक केली ती खरी करावी म्हणून तो तुझा 
देव परमेश्वर त्या राष्ट्रांस तुझ्यापुढून घालवून देत 


२०० 


अनुवाद 


ी क तया 





आहे. ६ तर हें. पर्कें जाण कीं, तुझ्या पुण्याईमुळें हा 
उत्तम देदा तुझा देव परमेश्वर तुला वतन करून देत 
आहे असें नाहीं; कारण तूं ताठ मानेची जात आहेस. 
७ रानांत तूं आपला देव परमेश्रर यास चिडवून 
कोधाविष्ट केलें याची आठवण ठेव, तें विसरू नको 
मिसर देशांतून तूं बाहेर निघालास तंव्हांपासून या 
स्थानीं येऊन पोहंचपर्यंत तुम्ही परमेश्रराशीं फितुरीच 
करीत आलां आहां. ८ तसेंच होरेबांतहि तुम्हीं परमे 
श्वरास चेतवून संतप्त केळं; तो इतका क्रोधाविष्ट झाला 
होता कीं तो तुमचा संहार करणार होता. ९ तेव्हां 
परमेश्वरानं तुम्हांशी केलेल्या कराराच्या दगडी पाठ्या 
घ्यावयासाठीं मी डोंगर चढून गेलो व तेथें. अन्नपाण्या. 
वांचून चाळीस दिवस व चाळीस रात्री राहिलों 
१० आणि परमेश्वराने आपल्या बोटाने लिहिलेल्या 
दोन दगडी पाट्या मला दिल्या, आणि मंडळी जमली 
होती त्या दिवशीं जेवीं वचनें परमेश्वराने पर्वतावरील 
अम्नींतून तुम्हांस सांगितलीं तेवढी सर्वे त्या पाठ्यांवर 
लिहिलों होती. ११ चाळीस दिवस व चाळीस रात्री 
लोटल्यावर परमेश्वराने . कराराच्या त्या दोन दगडी 
पाट्या मला दिल्या. १२ तेव्हां परमेश्वर मला म्हणाला, 
ऊठ, लवकर खालीं उतरून जा; कारण तुझ्या ज्या 
ठोकांस तूं मिसर देशांतून काहून आणिलें ते बिघडले 
आहेत, आणि ज्या. मार्गानें चालावयाची मीं त्यांस 
आज्ञा दिली होती तो त्यांनीं लागलीच सोहून दिला 
आहे; त्यांनी एक ओतींव मूर्ति केली आहे. 
१३ परमेश्रर आणखी मला म्हणाला, मीं या लोकांस 
पाहून ठेविळें आहे; ही ताठ मानेची जात आहे; 
१४ तर मला आडवा येऊं नको, मी त्यांचा संद्दार 
करितों आणि नभोमंडळाखालून त्यांचें उच्चाटन करितों. 

त्यांहून श्रेष्ठ असें तुझेंच एक महान्‌ व समर्थ राष्ट्र 
मी करितो. १५ तेव्हां मी मार्गे फिरून पर्वता- 
वरून खालीं उतरत असतां पवेत अम्नीनें जळत होता 
आणि कराराच्या दोन पाट्या माझ्या दोन हातांत 
होत्या. १६ मीं पाहिलें तों माझ्या दृष्टीस पडले कीं 
तुम्ही आपला देव परमेश्वर याच्याविरू्द पाप केलें; 


एक वासरू ओतून तयोर केळे ब ज्या मार्गानें चालण्याच॑ 
परमेश्वराने तुम्हांस आज्ञा दिली होती तो . तुर्म्ह 
लागलीच सोडून दिला. १७ तेव्हां त्या दोन पाठ्य! 
धरून मीं हातांतून फेकून देऊन तुमच्यांदेखः 
फोडिल्या. १८ तुम्ही परमेश्वराच्या दृष्टीनें दुष्कर 
करून त्याला संताप आणिला हें तुम्हीं महापातक केर 
म्हणून .मी परमेश्ररापुढें पालथा पडलो आणि पूर्वी 
प्रमाणें चाळीस दिवस व चाळीस रात्री मीं अन्नपार्ण, 
सेवन केलें नाहीं. १९- तुमचा संहार ' करावा म्हणुः 
परमेश्वरास कोप व संताप चढला होता त्याच 
मला भीति वाटली; तथापि या खेपेसहि परमेश्वरार 
माझें - ऐकलं. २० परमेश्वर अहरोनावर इतका संतापल: 
करीं तो त्याचा नाश करणार होता; त्या प्रसंगीं त्याच्या- 
साठींहि मीं प्रार्थना केली. २१ मग मीं तुमचें पापकर्ा 
म्हणजे तुम्हीं केलेळें वासरू घेऊन अमीत जाळिले 
त्याचे फोडून तुकडेतुकडे केळे व वांटन घधुळीइतकें 
बारीक चूर्ण केलें व. डोंगरावरून वाहणाऱ्या ओहळांत 
तें फेकून दिलें. २२ नंतर तबेरा, मस्सा व 
कित्रोभ-हत्तव्वा येथेंहि तुम्ही परमेश्वरास संतप्त केलें. 
२३ यावर परमेश्वराने कादेशा-बरण्योहून तुम्हांस रवानः 
करून सांगितलें कीं जा, आणि जो देश मीं तुम्हांस दिला 
आहे तो ताब्यांत घ्या; तेव्हांहि तुम्ही. आपला देव 
परमेश्वर याच्या आज्ञेंबिरुद्ध फितुरी केली; तुम्हीं त्याजवर 
विश्वास ठेविला नाहीं व त्याचें सांगणें ऐकले नाहीं. 
२४ तुमचा माझा परिचय झाला त्या दिवसापासून -तुम्ही 
परमेश्वराविरूद्ध फितुर करीत आलां. आहां. २५ तुमचा 
संहार करावयाचा असें परमेश्वराने म्हटलें म्हणून 
मी त्याच्यासमोर ते चाळीस दिवस व त्या चाळीस 
रात्री पालथा पडलों. २६ मीं परमेश्वराची अक्षी प्रार्थना 
केली कौ, हे प्रभो देवा, ही तुझी भरजा, हें तुझें वतन 
तूं आपल्या प्रतापानं सोडविळें आणि समर्थ हातानें 
मिसरांतून काढून आणिलें त्याचा नाश करू नको, 
२७ तुझे सेवक अब्राहाम, इसहाक वब याकोब यांची 
आठवण कर आणि या लोकांचा हदृद्ट, दुष्टता व. पाप 
यांकडे लक्ष देऊं नको; २८ देशील तर ज्या देशांतून 


२०१ 


अ० ९४२८-१०:२२ 


_ आम्हांस कादून आणिलें तेथले लोक म्हणतील कीं जो 
देश त्यांस देण्याचें परमेश्वराने वचन दिलें होतें तेथें 
त्यांस त्याला नेतां आलें नाहीं आणि तो त्यांचा द्वेष 
करीत होता म्हणून तो त्यांस रानामध्यें मारून 
टाकण्यासाठी घेऊन गेला. २९ ही तुझी प्रजा 
आहे, हॅ तर तुझें वतन आहे, त्यांस तू आपल्या 
महासामर्थ्याने व उगारिलेल्या हाताने काढून 
आणिले आहे. 

१ त्या समयीं परमेश्वराने मला सांगितलें, 
९ ० पहिल्या पाठ्यांसारख्या दोन दगडी पायऱ्या 
घडीव आणि त्या घेऊन मजकडे पर्वैतावर 
ये; लाकडाचा एक कोशहि तयार कर. २ मग तूं 
कोडून टाकिलेल्या पूर्वीच्या पाठ्यांवर जीं वचनें 
होती. तीं मी त्या. पाट्यांवर लिहीन; त्या तूं 
कोश्यांत ठेव; . ३ त्याप्रमाणें मीं. बाभळीच्या लाकडाचा 
एक. कोश॒ बनविला, आणि पहिल्या पद्र्यांसारख्या 
दोन दगडी पाठ्या घडवून हातीं . घेऊन पवेतावर 
गेलो. ४ मंडळी जमली होती त्या दिवशीं जीं 
दहा वचने परमेश्वराने पर्वतावर अम्नींतून तुम्हांस 
सांगितली होतीं तींच वरचर्ने त्याने पहिल्याप्रमाणें या 
पा्यांवर लिहिलीं आणि माझ्या स्वाधीन केलीं. ५ ' मग 
मी मार्गे परतून पवेतावरून खालीं उतरलो आणि त्या 
थाठ्या मीं बनविलेल्या कोशांत ठेविल्या; परमेश्वराच्या 
आज्ञेप्रमार्णे त्या अजून त्यांत आहेत. ६ ( इस्राएल. लोक 
खने-याकानाच्या विहिरींपासून कूच करून  मोसेरास 
आले तेव्हां तेथें अहरोन मृत्यु पावला व त्यास मूठ- 
माती दिली, आणि त्याचा पुत्र एलाजार त्याच्या 
जागीं याजकाचें काम करू लागला. ७ तेथून कूच 
करून गुदगोदा येर्थे ते आठे, तेथून ते याटवाभा 
येर्थे आले; येर्थे पाण्याचे पुष्कळ ओहोळ आहेत. 
८ त्या समयीं परमेश्वराने लेवी वेशास वेगळें केलें, तें 
यासाठीं कीं त्यांनीं . परमेश्वराच्या कराराचा कोर 
वहावा, परमेश्वरासमोर उभे राहून त्याची सेवा करावी 
व त्याच्या नामाने आत्लीबोद द्यावा; हें आजवर तर्सेच 
आहे. ९ ह्यामुळेंच ळेब्यास त्याच्या भाऊबंदांबरोबर 





कांहीं वांटा किंवा - वतन नाहीं; तुझा देव परमेश्वर 
यानें त्यास सांगितल्याप्रमाणें परमेश्वरच त्याचें वतन 
आहे.) १० मी पहिल्याप्रमाणेंच चाळीस दिवस व 
चाळीस रात्री प्वेतावर राहिलो; आणि या खेपेसहि 
परमेश्वराने मार्झे ऐक्रलें आणि तुमचा संहार करावयाचें 
सोडून दिलें. ११ परमेश्वराने मला सांगितठें, तू या 
लोकांचा पुढारी हो, म्हणजे जो देश. देण्याविषयी 
त्यांच्या पूर्वेजांशीं मीं आणभाक केली आहे तेथें ते 
जाऊन त्याचा ताबा घेतील. 

१२ तर आतां, हे इखाएला, तुझा देव परमेश्वर 
तुझ्यापाशी जें मागतो ते एवढेंच कीं तू. आपला देव 
परमेश्वर याचें भय बाळगून त्याच्या सवे मार्गानी 
चालावे, त्याजवर प्रेम ठेवावें व त्याची . सेवा अगदी 
जिवेंभावें करावी, १३२ परमेश्वराच्या आज्ञा व विधि 
आज. मी तुला तुझ्य़ा बर्‍्याकरितां सांगत आहे, ते 
पाळावे. १४ पाहा, आकारा व आकांरापलीकंडळें 
आकाश आणि पृथ्वी व त्यांत जें सर्व कांहीं आहे तें 
तुझा देब परमेश्वर याचें आहे. १५ परमेश्वराला तुझे 
पूबेज. आवडून त्यांजवर त्यानें प्रेम केळे, आणिं त्यांच्या 
मागून तुम्ही जे त्यांचे वंशज आहां त्या तुमदांस सवे 
देशच्या. लोकांतून त्यानें निवडून घेतलें आहे; हें. आज 
बिदितच आहे... १६ तर तुम्ही आपल्या हृदयाची 
अप्रत्वचा कापून टाका आणि यापुढें ताठ मानेचे राहूं 
नका. १७. कारण तुमचा देव परमेश्वर देवाधिदेव, 
प्रभूंचा प्रभु, महान्‌ देव, पराकमी व भययोग्य असून 
कोणाचा पक्षपात करीत नाहीं किंवा लांच घेत नाहीं. 
१८ तो अनाथ 4६ विधवा यांचा न्याय करितो आणि 
परदेझीयावर प्रीति करून त्यास अन्नवस्र देतो. १९ ह्या- 
करितां तुम्ढी परदेक्ीयावर प्रीति करावी; कारण तुम्हीसुद्धा 
मिसर देशांत परदेशीय होता, २० आपला देव परमेश्वर 
याचें भय बाळग,. त्याची सेवा कर, त्याला धरून राहा 
आणि त्याच्याच नामाची शपथ वाहा. २१ तोच तुझें 
स्तोत्र आहे, तोच तुझा देव आहे, त्यानें तुझ्यासाठी 
मोठीं व भयप्रद कामे केलीं आहेत, तीं सवे तूं आपल्या 
डोळ्यांनी पाहिली आहेत. २२ तुझे पूर्वज मिसरांत 


२०२ 


अनुवाद 


अ० १०५१२२-१११५२२ 





गेले तेव्हां ते सत्तर, जण होते; पण आतां. तुझा> देव 
परमेश्वर याने तुझी संख्या आकाझांतील तार्‍्यांप्रमाणें 
बहुगुणित केली आहे. 
१ यास्तव तू आफ्ला देव. परमेश्वर याजवर 
: :ैै 3 प्रीति करावी आणि त्यानें तुलाः लावून दिलेली 
च व्यवस्था, त्याच विधि, त्याचे निग्रम व त्याच्या 
आज्ञा हों नित्य पाळावी. २ आज तुम्ही हॅ पक्के 
लक्षांत ' आणा; तुमच्या मुलांबाळांस मी हें सांगत 
नाहीं; त्यांनीं तर हँ कांही अनुभंविलें नाहीं; पाहिलें 
नाहीं; म्हणजें तुमचा देव परमेश्वर यानें. काय रिक्षा 
केली, त्यानें आपला महिमा, समर्थ हात व उगारिलेले 
बाहु. दाखवून, ३ मिसर देशाचा राजाःफारो यास व 
त्याच्या साऱ्या देशास काय काय चिन्हें व कृत्ये दाख- 
विली; ४ त्यानें मिसंरी सैन्याचे घोडे व रथ यांचें 
काय केलें, ते तुमचा पाठलाग करीत असतां त्यांजवर 
तांबख्या समुद्राच्या पाण्याचा लोट कसा आणिला व 
त्यांचा नाश कून त्यांचा मागमूस आजपर्यंत कसा 
उरू दिला नाहीं; ५ आणि तुम्ही या ठिकाणीं येऊन 
पोहोेंचला तोंपर्यंत रानांत त्यानें तुम्हांस कायकाय केलें; 
६ त्याप्रमाणेच त्यानें रऊबेनी अलीयाबाचे पुत्र दाथान व 
अबीराम यांचें काय' केलें, म्हणजे अर्थात्‌ . प्रथ्वीनें 
आपलें तोंड पसरून त्यांचीं कुटुंबे, डेरे आणि त्यांच 
अनुचर :यांसह त्यांस इस्राएल लोकांदेखत कसें गिळून 
आाकिळें, या सवे गोष्टी त्यांनीं पाहिल्या नाहींत; ७ पण 
परमेश्वराची हीं सवे महत्कृत्यें. तुम्ही. आपल्या डोळ्यांनी 
पाहिली. आहेत. . ८ यास्तव जें धर्मशासत्र- मी _आज 
तुम्हांस सांगत आहे तें तुम्हीं पाळावे, म्हणजे तुम्ही. 
समर्थ होऊन जो देश वतन करून घेण्यासाठीं पैलतीरी 
जात. आहां. त्यांत. तुम्ही प्रवेश करून.. तो आपल्या 
ताब्यांत, घ्याठ; ९ आणि जो :देदा तुम्हांस व तुमच्या 


बंशजांस . देण्याविषयी परमेश्वराने. तुमच्या . पूर्वजांशीं 


आणभाक केली आणि ज्यांत ' दुधामधाचे प्रवाह वाहतं 
आहेत त्यांत तुम्ही चिरक्राळ राहाल. १० तुम्ही 
जो देश वतनः करून घेष्यास जातः आहां तेथली भूमि 

सोहून : आळेल्या मिसर देशांतल्या भूमीसारखी' 


नाहीं; . तेथे तुम्ही भाजीच्या मळ्याप्रमाणें बीं पेरून 
पायांनी जमीन मभिजवीत होतां; ११ पण जो 
देशा ताब्यांत घेण्यासाठी तुम्ही पैलतीरी जात आहां 
तो डोंगरखोऱ्यांचा. . देश असून आकाशांतील 
पावसाला झोथून घेतो; १२. तुझा देव. परमेश्वर त्या 
देशाची काळजी वाहतो, - वषीच्या आरंभापासून अखेर- 
पयंत तुझा देव परमेश्वर याची नजर त्या देशावर 
सदैव असते. 

*१३ मी ज्या आज्ञा आज तुम्हांस सांगत आहें त्या 
तुम्ही चित्त देऊन ऐकाल आणि आपला देव परमेश्वर 
याजवर प्रेम ठेवाल व त्याची सेवा जिवेंभावें करीत 
राहाल, १४'तर मी तुमच्या देशावर आगोठीचा आणि 
वळवाचा पाऊस योग्य संमयीं पाठवीन, म्हणजे तुला 
आपलें अन्न, द्राक्षारसःव तेल यांचा सांठा करितां 
येईल. १५ मी तुझ्या गुरांढोरांसाठीं मैदानांत गवत 
उपजवीन व तुला पोटभर खावयास मिळेल. १६ यास्तव 
तुम्ही सावध असा, नाहीं तर तुमचें वित्त भ्रांत 
होऊन तुम्ही. बहकून अन्य देवांची उपासना करूं 
लांगाल आणि त्यांचें भजनपूजन कराल; १७ ताने 
परमेश्वराचा कोप तुम्हांर भडकून तो आकादकपारटें 
लावील, . म्हणजे- पाऊस पडणार नाहीं; आणि भूमि 
आपला उपज देणार नाहीं; आणि जो उत्तम ' देश परमेश्वर 
तुम्हांस देत ' आहे. : त्यांतून तुमचा त्वरित नायनाट 
होइल. १८. यास्तव तुम्ही माझीं : हीं वचने: भापल्या- 


' घ्यांनींमनीं . सांठवून ठेवा, तीं . चिन्हांदाखळ आपल्या 


हातांस बांधा आणि आपल्या. डोळ्यांच्या मध्यभागीं 
कपाळपंटी म्हणून ठेवा. १९ तुम्ही घरीं. - असतां. 
मार्गाने. चालत असतां, निजतां, उठतां त्यांच्यासंबघानें 


बोलत जा, आणि आपल्या मुलांबाळांस . तीं. शिकवीत 
। जा. २०. तीं आपल्या घराच्या दारांच्या बाह्यांबर-. 
'आणि फाटकांवर लिहून ठेवा; २१ म्हणजे जो. ब्रेक. 


मी. तुम्हांस देईन असी आणभाक परमेश्वराने तुमच्या 
पूवेजांशीं केली होती, त्यांत तुम्ही व तुमची. मुलेंबाळें 
पृथ्वीच्या - वरीळ .- आकाशाप्रमाणें चिरायु होतील. 


' २९ तर ही.जी आज्ञा मी तुम्हांस. सांगत आहें ती 


२०३ 


अ० ११:२२-१९५१२ 





मान्य करून तत्परतेने पाळाल, आपला देव परमेश्वर 


याजवर प्रेम ठेवाल, त्याच्या सर्वे मार्गानी चाळाल 


आणि त्यालाच धरून राहाल, २३ तर परमेश्वर हीं सवे 
राष्टे. तुमच्यापुढून घालवून देईल आणि तुमच्याहून 
महान्‌ व. समर्थ राष्ट्रास आपल्या ताब्यांत तुम्ही आणाल. 
२४ ज्या ज्या स्थलीं तुमचें पाऊल. पडेल तीं सर्वे: स्थल 
तुमचीं होतील; रानापासून, लबानोमापासून आणि फरात 
महानदापासून पश्चिमसमुद्रापर्यंत तुमच्या देशाचा विस्तार. 
होईल. २५ तुमच्यापुढे कोणासहि उभे राहतां . येणार 
नाहीं; :ज्या ज्या. भूमीला तुमचें पाऊल 'लागेळ तेथल्या 
सर्व रहिवाऱ्यांच्या मनांत तुमचा देव परमेश्वर आपल्या 


कचनानुसार तुम्हांविषयीं.भीति.व दहशत उत्पन्न करील. .. 
२६ पाहा, आज तुम्हांपुढे अभीष्ट व अनिष्ट ही. 


दोन्ही मी ठेवीत आहें; . २७ :म्हणजे तुखरचा देव परमेश्वर 


याच्य़ा ज्या आज्ञा मी आज तुम्हांस सांगत. आहें त्या. 


तुम्हीं. पाळिल्या तर तुमचें अभीष्ट होईल; २८ पण 
तुम्ही आपला देव परमेश्वर याच्या आज्ञा पाळिल्या 


नाहींत, आणि ज्या मार्गाने जाण्याची मी तुम्हांस आज्ञा. 


आज करीत आहें तो सोडून.. अपरिचित अद्या अन्य 
देवांच्या भागें तुम्ही गेलां तर तुमचें अनि2. होईल... . . 

- २९ जो देश ताब्यांत घेण्यास तूं जात. आहेसः तेथें 
तुझा देव परमेश्वर तुला. नेऊन पोंचवील तेव्हां: तुम्हीं 
गरिज्जीम डोंगरावरून आश्षीर्बाद -आणि एबाल डोंगरा- 


वरून शाप. उच्चारांवा.:?३० यादेनेपलीकडे मावळतीसः 


अराबांत. राहणारे” कनानी. यांच्या प्रदेशांत गिल्गाला- 
संमोर, मोरेच्या एलोन व्रक्षासमोर ते डोंगर आहेत ना १ 
३१ तुम्ही यार्देन उतरून यासाठीं जातः आहां 'कीं.. जो. 
देश तुमचा- देव परमेश्वर. तुम्हांस देत आहे. त्याचें वतन 
तुम्हांला मिळावे; तुम्ही तो ताब्यांत ' घ्याल व त्यांत 
वस्ती कराल. ३२ ह्याकोरेतां जे विधि व. नियम मी 
आजे तुम्हांला सांगत आहें ते सवं मान्य करून पाळा. 
१ जो दे तुमच्या पूर्वजांचा देव. परमेश्वर 
१२ यानें तुम्हांस वतन म्हणून देऊं केला आहे 
: _ त्यांत ' तुम्ही या भूलोकीं. जीवंत राहाल तोंवर 


हे विधि व हे नियम तुम्ही मान्य करून पाळावे. २ ज्या 


र्‌्ण्डं 








"राष्ट्रांवर तुमची सत्ता बसेल त्यांतील लोक उंच डोंगरां- 
: वर,: टेकड्यांवर आणि . हरतऱ्हेच्या हिरव्या व्रक्षांखालीं 
' ज्या ज्या ठिकाणीं आपआपल्या देवांची उपासना करीत 
असतील त्या सवे ठिकाणांचा अवश्य विध्वंस करा; 
३ त्यांच्या. .घेद्या मोहून टाका, त्यांचे स्तंभ तोहून 
टाका, ' त्यांच्या अशेरा मूर्ती अमींत:-: जञाळून टाका 
व त्यांच्या देवांच्या कोरींव मूर्ति फोहूनतोडून टाका; 
त्या. ठिकाणांतून 'त्यांची :..नांवनिशाणी नाहींशी करा. 
४ आपला देव. परमेश्वर याच्या उपासनेसंबंधार्ने असें 
'करू नका, ५ तर - आपल्या नामाची स्थापना. करण्या- 
साठीं. तुमचा. देव परमेश्वर - जे स्थान. तुमच्या सवे 
वशांच्या वतनांतून . निवडून :घेईल . तेथे. त्याच्य़ा निवास- 
. स्थानीं तुम्ही त्यांला, शरण. ज्ञा ..व. :तेथेंच.:येत जा; 
६... आणि तेथेंच तुम्ही. होमबलि, :यहठ,. :दशमांद्र; 
स्वहस्तानं . ..समर्पिलेलीं अर्पणे, नवसाची - :. अर्पणे, 
स्वसंतोषाचीं :अपणें.:: आणि... आपल्या गुरांढोरांचे व 
। शेरडांमेंढरांचे प्रथम: बत्स आणावे; ७. त्याच: स्थानीं 
तुम्ही: आपला देव “परमेश्वर .याजसमोर . भोजन 
करावें. आणि ज्या-ज्या :कामास : तुम्ही हात. घाला 
त्यांत तुमचा. देवः. परमेश्वर :तुम्हांस :- यदा. देईल तर 
तुम्हीं व तुमच्या घरच्या मलुष्यांनीं.-त्या स्थानीं. उत्सव 
करावा. , ८ आज या स्वठीं आपण प्रत्येक जण आपल्या 
. नजरेस योग्य :दिसतील. त्या . गोष्टी करीत आहों; तेथें 
तद्या करूं. नका; ९:-जी. विश्रामभूमि, जें वतन तुमचा 
देव':परमेश्वर तुम्हांस देत, आहे. तेथें : तुम्ही अजून 
जाऊन पोहेंचलां नाहीं. १० तरी पण जेव्हां तुम्ही यार्देन 
उतरून तुमचा. देव परमेश्वर तुम्हांस वतन॒ करून 
देत आहे त्य़ान्वेशांत वस्ती कराल, आणि : जेव्हां तुमच्या 
चोहोंकडल्या झाल्रूंपासून तो नुम्हांस --विश्राम : देईल 
आणि तेणेंकरून...तुम्ही निभेयतेनं राहाल, ११. तेव्हां जें 
स्थल: तुमचा देव परसेश्वर आपल्या नामाच्या निवासार्थ 
_निवडील तेथेंच मीं तुम्हांस. सांगितलेल्या . सगळ्या 
वस्तु आणा; म्हणजे  आपळे होमबलि, यज्ञवलि, 
व_ दशमांश, - स्वहस्ते समफ्लिलीं. अपणें, : परमेश्वरास 
कराळ ते विशिष्ट-नवस. १२ तेथें तुम्ही आपठे: पुत्र व 





दास व दासी यांसहित आपला देव परमेश्वर 


याजसमोर उत्सव करावा; तुमच्या वेशींच्या. आंत 
राहणाऱ्या लेव्यानेहि आनंद करावा, कारण तुमच्या- 
बॅसेबॅर त्यांस कांहीं वांटा किंवा वतन नाहीं. १३ तुझ्या 
दृष्टीस पडेल त्या भलत्याच ठिकाणीं होमबलि न 
ऑर्पिण्याची सावधगिरी ठेव; ' १४ तुझ्या एकाद्या 
वह्यांच्या वतनांत जें स्थान परमेश्वर निवडील तेथेंच 


तूं. आपले होमबलि अपावे आणि ज्या ज्या गोष्टींविषयी 


मी. तुला आत्ञा देत आहें त्य़ा . तेथेंच तू कराव्या. 
१५. आपल्या सर्वे वेशीच्या आंत. तुझ्या इच्छेस 
येईल त्याप्रमाणें आणि तुझा देव ' परमेश्वर यानें. तुला 


“अरकत दिली असेल त्याप्रमार्गे. पशु मारून खा; त्यांचं . 


मांस, हरणाचें किंवा सांबरां्चे -मांस. खातात त्याप्रमाणें, 
कोणाहि मनुष्याने खावे; मग तो खुद असो कीं अझुद्ध 
असों. १६ त्यांचें. रक्त मात्र सेवन करू .नये, पाण्या- 
प्रमाणें ते. जमिनीवर टाकून द्यावे; १७ आपलें 
अन्न, द्राक्षारस व तेल यांचा. दृशमांहा, आपलीं गुरें- 


ढोरे अथवा शेरडेमेंढरे यांचे- प्रथम ,वत्स, नवस. 
झेळेली 'एकादी : वस्तु. अथवा स्वसंतोषाचीं अर्पणे. व. 
स्वहस्ते. समर्पित केलेळें अपण हींः आपल्या 'बेशींच्या. 
आंत. तू. खाऊं. नयेत; १८ तर तुझा देव परमेश्वर जें । 
__ स्थान' निवंडील तेथें. तुझा देव परमेश्वर याजसमोर- तीं 
| आपले.-दास व दासी, 


खा;. आपलां पुत्र व कन्या, 
:आपल्य़ा बेशींच्या आंत असलेला. लेवी यांच्याबरोबर 
तीं. खा; आणि ज्या. ज्या कौमांस तूं. आपला: हात 
चॉलिशीलं  त्यांसंबंधाने तुझा देव परमेश्वर याजसमोर 
आनंद कर. १९ संभाळ, जोंवर. तूं स्वस्थानी जीवंत 
राहंशील-तोंवर तुरा लेव्यास सोडतां कामा नये. 

२० तुझा देव परमेश्वर. यार्ने आपल्या वचनानुसार 
तुझ्या देशांची मर्योदा बाढविल्यावर तुझ्या जिवाला 


मांसु.: खाण्याची वांच्छा.*होऊन तें .खार्वे असें वाटेल 


तुझ्या कच्छेंस-येंईल.त्याप्रमाणें तूं-मांस. खार्वे. २१ जें 


स्थान, तुझा देव पेस्मेक्षर आपल्या नामाच्या स्थापनार्थ . 


निंवडील ते तुजपासून फारच दूर असलें तर जीं 


गुरेंढोरें व शेरडेंमेंढरे परमेश्वराने" तुला दिली असतीरे ! 
"क, री . रऐै०५ 


अ० १२९४१२-३२ 
त्यांतळें तुला वाटेळ ते. माझ्या -आक्षेप्रमाणें मारून 
आपल्या वेशीच्या. आंत >: आपल्या .इन्छेस येईल 
त्याप्रमाणे तूं खावे. २२ त्यांचें मांस, हरिण अथवा सांबर 
यांचें मांस खातात त्याप्रमार्णे खार्वे; तें शद्ध माणसाने व 
अअुद्ध माणसारनेहि खावे. २२३ मात्र त्याचें रक्त अगदीं 
सेंवन करूं नये; कारण रक्त हें जीवन होय; मांसाबरोबर 
जीवन खाऊं नये; २४ तें सेवन करूं नये तर पाण्याप्रमाणे 
जमिनीवर टाकून द्यावे. २५ तूं तें सेवन करूं नये; 
परमेश्वराच्या दृष्टीने . जें योग्य आहे तें केल्यानें तुझें व 
तुझ्यामागून तुझ्या संततीचे कल्याण : होईल; २६ पण 
तूं एकादी वस्तु पवित्र केली. किंवा तिचा नवस केला 
तर. परमेश्वर निवडीलः त्या स्थानीं ती वस्तु तुला नेटी 
पाहिजे; २७ आणि तेर्थे. आपल्या. होमबलीचें. मांस व 
रक्त ही. आपला देव परमेश्वर याच्या वेदीवर अर्पिलीं 
पांहिजेत; यज्ञपशूचें रक्त आपला देव परमेश्वर याच्या 
वेदीवर ओतावे. आणि मग. त्याचें मांस खावे. 
२८ ज्या. गोष्टीविषयी मी तुला आज्ञा करीत आहें त्या 
चित्त देऊन ऐक; तुझा. देव परमेश्रर याच्या. दृष्टीने 
जें 'बांगळें व योग्य तें तूं केलें तर तुझें व तुझ्या- 
मागून तुझ्या संततीचें निरंतर कल्याण होईल. .. . 
५२९. ज्या राष्ट्रांवर त॑आपला ताबा. बसविण्यास 
जात आहेस श्यांचा संहार तुझा देव परमेश्वर. तुजपुढे 
करील व . तूं त्यांचा सत्ताधीश होऊन त्या देशांत 
वसशील;. ३० तेव्हां संभाळ, नाहींतर तुझ्यासमोर 
त्यांचा संहार झाल्यावर तुला त्यांचें अनुकरण करण्याचा 
मोह - पडेल; . हीं राष्ट्रे आपल्या .देवाची उपासना करीत 
होतीं .. तशी आपणहि करूं असें मनांत आणून त्या 
देवांच्या नादीं.तूं लागशील. . ३१ तूं. आपला. देवं .परमेश्वर 
याच्या उपासनेसंवंधानें असें करूं नको; : कारण: ज्या 
ज्या गोष्टींचा परमेश्वरास वीट येतो व तिरस्कार काहतो... 
असल्या सर्वे गोष्टी ते आपल्या देवासंबंधानें करीत - 
होले; “ते. आपल्या पुत्रांचा-व कन्यांचा. देखील ःआयल्या 
देवांपुढें अभ्रींत'होम करीत होते. : 
३२ मी तुम्हांस सांगत आहें त्या. गोष्टी लक्षपूर्वक 
फळा; त्यांत अधिकउणें कांहीं करू नका. 


अ० १२५१-१४:२ 





. तुझ्यामर्ध्ये कोणी संदेश्य अथवा स्वप्न 


१ ३_ पाहणारा प्रगट झाला व त्यानें तुला कांही चिन्ह 
अथवा चमत्कार दाखविला, २ आणि तें विन्ह 
अथच्ता तो चमत्कार प्रत्ययासहि आला, आणि तो 
तुम्हांस म्हणाला कीं तुम्हांला ठाऊक नाहींत अशा 
अन्य देवांठा अनुसरून त्यांची आपण उपासना करूं; 
३ तरं त्या संदेष्ट्याचें अथवा स्वप्न पाहणाऱ्याचे 
बोलणें ऐकू नका; कारण तुम्ही आपला देव परमेश्वर 
याजवर जिवेंभावें प्रीति करितां किंवा नाहीं हें पाहण्या- 
साठीं तुमचा देव परमेश्वर तुमची ही अशी परीक्षा 
पाहील. ४ तुम्ही आपला देव परमेश्वर यास अनुसरावें, 
त्याचें भय बाळगावे, त्याच्या आज्ञा. पाळाव्या, त्याची 
बाणी ऐकावी, त्याची सेवा करावी आणि त्यासच धरून 
राहावें. '५ असल्या संदेष्टयास अगर असलीं स्वप्ने पाहणा- 
ऱ्यास जिवें मारावे; कारण ज्या तुमच्या देवानें तुम्हांस 
मिसर देशांतून आणिलें, दास्यग्रहांतून सोडविले, 
त्या देवाने तुम्हांस लावून दिलेल्या भार्गावरून बहक- 
बिण्यासाठीं तो तुम्हांस फितबिण्याच्या गोष्टी सांगतों. 
य़ा प्रकारें तूं आपल्यामधून त्या दुष्टाईचं निर्मूलन करावें. 
६ तुझा भांऊ, तुझा सहोदर, तुझे पुत्र वे कन्या, 
तुझी जिवलगं स्री, तुझा प्राणप्रिय मित्र यांपक्तीं कोणी 
तुळा गुप्तपणे फुसलावून 'म्हणूं लागला कीं तुला-अथवा 
तुझ्या पूवजांस अपरिचित असलेल्या अन्य देवांची 
आपण सेवा करूं या; ७ मग ते देव. तुझ्या आजू- 
बांजूच्या अगदों जवळच्या लोकांचे असोत किंवा 
पृथ्वीच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत राहणाऱ्या 
दूरदूरच्या लोकांचे असोत, ८ तर तुम्हीं त्याच्या 


म्हणण्यास रुकार देऊं नये आणि त्याचें ऐकूं "नये; 


त्याजवर . दयादृष्टि करूं नये, त्याची गय करूं नये 

अथवा त्याला छपवून ठेवूं नये; ९ त्याला अवश्य जिवें 
_ मारावे, त्याला जिवें मारण्यासाठी त्याजवर तुझा हात 
प्रथम पडावा. आणि मग इतर सवे लोकांचे हात 
पडावे. 
कारण. ज्या तुझ्या परमेश्वर देवाने तुला मिसर देद्यांतून 
दात्यग्रहांतत काढून आणिर्टे त्याजपासून तुला बहक 





| जमा करावी, : 


१० तो मरे तोंवर त्याला दगडमार करावा; 





विष्याचा यानें यत्न केला आहे. ११ हें ऐकून सर्व 
इस्लाएल . लोकांस भीति वाटेल आणि तुमच्यामध्ये ते 
असलें दुष्कर्म पुनः करावयाचे नाहींत... . 

१२ तुझा देव. परमेश्वर यानें तुला वस्ती करावयास 
दिलेल्या . नगरांपैकी एकाद्या. नगराविषयीं तुझ्या काना- 
वर अज्ञी बातमी. आली कीं १३ तुमच्यांतून कांहीं 
अधम पुरुष निघाळे आणि त्यांनीं आपल्या . नगरवासी 
जनांस आजपर्यंत तुम्हांस अपरिचित अशा अन्य 
देवांची आपण उपासना करावयास चलावे, असें म्हणून 
बहकविलळे, १४. तर पुसतपास करावा, शोध -करावा, 
लक्षपूवेके पत्ता काढावा; आणि ही गोष्ट खरी 
असली, .आणि - तुमच्यामध्ये : असलें अमंगळ कृत्य 
होत. आंहे याविषयीं कांहीं संशय नसला, १५ तर.त्या 
नगरच्या रहिवाऱ्यांस तरवारीने अवश्य मारून टाकावें, 
आणि त्या. नगराचा ब त्यांत असलेले, पशु आदिकरून 
सर्व प्राणी शापित म्हणून त्यांचा तरवारीने संहार 
करावा. १६ त्या नगरांतील सवे. लूट चवाठ्यावर 
आणि. तें नगर त्यांतल्या लरीसुद्ां 
आपला.: देव “ परसेश्रर याच्याप्रीत्यर्थ सर्वसरी जाळून 
फस्त करावें; त्यांचा ढिग्रार निरंतर तसांच पड द्यावा, 
तें पुनः वसवूं नये: १७ अशा झापित वस्तूंतलं कांहीएक 
तुझ्या. हाताला : लागून राहु. नये; म्हणजे परमेश्वर 
आपल्या तीन्न कोपापासून. -नित्रृत्त होऊन तुझ्या 
पूवेजांशीं - आणभाक-. - केल्याप्रमाणे :- “तुजवर :- दया 
करील व तुझा त्याला कळवळा. येऊन तुला तो बहु- 


'गुणित करील; १८ ज्या आज्ञा -आज: भी तुला सांगत 


आहें त्या सवे तूं आपला देव परमेश्वर याची वाणी 

ऐकून पाळिझील आणि तुझा देक परमेश्वर. याच्या दृष्टीनं 
जें योग्य: तेंच करशील तर असें होईल. 

१- तुम्ही आपला देव. परमेश्वर याचे पुत्र 

९ आहां; मयताकरितां आपल्या अंगावर घाय करू 

- नका; आप्रला भालप्रदेश. सुंडं नका; ..२ कारण 


त. आपला . देव. परमेश्वर-.याच्याप्रीत्यर्थ . पबिनन आहेस 


आणि परमेश्वराने... तुला..या. भूतलावरील सवे लोकांतून 
स्वभ्रजा व्हावयास निवडून घेतलें आहे. 


२०६ 





. कांही अमंगळ पदार्थ खाऊं नको. . ४ तुम्ही 

खावयाचीं जनावरें तीं हीं: ग्ाईवेल, रोरडेंमेंढरें 
५ सांबर, हरिण, भेकर, चितळ, रोही, गवा व डांगळ; 
६ ज्यांचे खूर व्विरळेले व दुभागलेले असून जे रवंथ 
करितात . असल्या पशूचे मांस तुम्हीं खावे; ७ पण 
जे केवळ रवंथ करितात किंवा. ज्यांचे नुसते खरच 
चिरलेले आहेत ते खाऊं नयेत; उंट, ससा व शाफान 
हे खाऊं नयेत, कारण ते. रवंथ करितात, पण त्यांचे 
खूर '्विरळेले नाहींत, म्हणून ते तुम्हांस निषिद्ध होत. 
८ डुकराचा खूर न्िरळेला आहे, पण तो रवंथ करीत 
नाहीं म्हणून तो तुम्हांस निषिद्ध आहे; तुम्ही त्यांचें 
मांस खाऊं नये, त्यांच्या शवांस शिवू नये. 

९ जलचरांपैकी तुम्हीं खावयाचे. ते हे: ज्यांस पंख 
व खवले. असतात ते तुम्ही खावे; १० पण ज्यांस 
पंख आणि खवले नाहींत ते तुम्हीं खाऊं नयेत; ते 
तुम्हांस निषिद्ध आहेत. 

११ सवे शुद्ध पक्षी खावे. १२ तुम्हीं खाऊं नयेत 
ते हे: गरुड, दाढी असलेला गीध, कुरर; १२ गीध, 
ससाणा, निरनिराळ्या जातींच्या धारी; १४ अनेक 
जातींचे . कावळे; , १५. शहामृग, गवळण, कोकीळ, 
नाना जातींचे बहिरीससाणे; १९ पिंगळ, मोठा घुबड, 
राजहंस; १३७. पाणकोळी, गिधाड , करडोक, १८ बगळा, 
निरनिराळ्या जातींचे करकोच, टिटवी आणि वाघूळ 
१९ पंख 'अखून रांगत जाणारे. प्राणी तुम्हांस निषिद्ध 
आहेत, ते. तुम्ही. खाऊं मयेत. २० सवे शुद्ध पक्षी 
तुम्ही. . खाते. 

२१ आपोआप मेलेलं तुम्ही - काहीहि खाऊं नये 
तुझ्य़ा वेशीच्या आंत असलेल्या परदेसीयास ते खावयास 
द्यावें किंवा. परदेडास्थांस पाहिजे तर विकून टाकावे; 


कारण, तू.::आपला . देक परमेश्वर याची . पवित्र प्रजा, 
- :| कूणविमोचन : 
जें । 5३-परक्यापासूंन पाहिजे 'तर.. कर्ज उगवून जे;:- प्रण 


आहेस करडू त्याच्या आईच्या. दुधांत दिजवूं नको. 
२२ बर्षांनुवर्ध तुझ्या; शेतांतल्या पेर्‍्यापासून - 
कांहीं उस्ंन्न:- होईल. त्याचा दगमांगा अवश्य वेंगळा' 
काढून ठेव. २३ रजे स्थळ तुझा देव परमेश्वर आपल्या 
नामाच्या निवासासाठी निवडील तेथें आपलें अन्न 





अ० १४:३१-१५:४ 
बगुण्कमाकम्याममममधुधयदहुा 
द्राक्षारस व तेल यांचा. देशमांदा आणि आपली -ुरें 
ढोरें व झेरडेंमेंढरे यांचे प्रथम चत्स. आपला देव पर- 
मेश्वर याजसमोर खा;..अज्ञाने तूं. आपला. देव परमेश्वर 
याचें भय निरंतर बाळयाण्यास शिकझील; . २४ पण 
तुझा . देव परमेश्वर: यानें. आपर्ले :नाम स्थापण्यासाठी 
जें स्थल निवडिलें असेल तें फार दूर असलें द तेथला 
प्रवास फार लांबचा असल्यासुळें तुझा देव परमेश्वर 
याच्या प्रसादाने मिळेल त्याचा दशमांश तेथें तुला घेऊन 
जातां आलें नाही, २५ तर तू तो विकून त्याचा 
पैसा कर व तो पैसा बांधून हातीं घेऊन - तुझा देव 
परमेश्वर यानें निवडिलेल्या स्थलाकडे घेऊन जा. २६ 





"तेथें गाईबेल, शेरडेंमेंढरें, द्राक्षारस, मदिरा अथवा तुझ्या 


मनास वाटेल. ती वस्तु ते पैसे देऊन घे, आणि 
आपला देव परमेश्वर याजसमोर आपल्या घराण्या- 
सह॒ खाऊनपिऊन आनंद कर; २७ आणि आपल्या 
बेशींच्या आंत. असलेल्या लेव्यास वगळूं नको; कारण 
त्य़ाला तुजबरोबर कांहीं हिस्सा किंवा वतन नाहीं. 

२८ प्रत्येक तीन वर्षांच्या अखेरीस त्या. वर्षाच्या 
उत्पन्नाचा दशमांश बाजूस काढून आपल्या वेशींच्या 
आंत जमा. कर; आणि लेब्यास तुझ्याबरोबर कांहीं 
हिस्सा किंवा. वतन नाहीं म्हणून. तो आणि तुझ्या 
वेशींच्या आंत असलेला. परदेशी अनाथ व बिधवा 
यांनींहि येऊन पोटभर खावें, म्हणजे तुझा देव. परमेश्वर 
तुझ्य़ा हातच्या सवे कामास बरकत देईल. 

: __ १ दर. सात वर्षांच्या . अखेरीस तू कुण- 
दु ध्रु विमोचन करावें. २ 'क्रुणविमोचन - करण्याचा 
“..._. “पकार हाः कोणीं सावकाराने आपल्या: देजा- 
ऱ्यास कज दिलें असेल तर त्यानें ते त्याला “सोडून 
द्यावें: आपला शेजारी. अथवा भाऊबंद याजपासून तें 
उगवून घेऊं - नये; ' कारण परमेश्वराच्या नांबाने 
करण्याचें जाहीर झालें. आहे; 


तुझ्या: बांधवाकडे तुझें ' कांहीं :येणें..असलें त्र 'तं-:लें 
व्हावयाचा नाहीं; . कारण तुझा . देव परमेश्वर - ज्या 


२०७ 


झ० १५:४-१९६०-३ 


अनुवाद 





देशाचे तुला वतन करून देत आहे त्यांत तो तुला 
अवस्य सम्रद्ध करील; ५ मात्र तुझा देव परमेश्वर याची 
वाणी तू चित्त देऊन ऐकावी आणि आजमितोस 
हॅ जें धघर्मशाह्ल मी तुला विहित करीत आहे तें सगळें 
मान्य करून पाळावे. ६ कारण तुझा देव परमेश्वर तुला 
दिलेल्या वचनानुसार तुझें अभीष्ट करील; तू बहुत 
राष्ट्रांस कर्जे देशील पण तू कर्ज काढणार नाहींस; तूं 
अनेक राष्ट्रांवर सत्ता करिशील पण त्यांची तुझ्यावर 
सत्ता चालावयाची नाहीं. 

७ तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत आहे 
त्यांत तुझ्य़ा कोणत्याहि वेशीच्या आंत तुझ्या बांधवां- 
पैकी कोणी लाचार मनुष्य तुझ्यापाशी राहत असला 
तर त्याजविषयी आपलें हृदय कठोर. करू नको, 
आपला हात आखहूं नको; ८ तूं आपला हात अवश्य 
सढळ ठेव, त्याची गरज भागेल तेवढें त्याला उसने दे. 
९ संभाळ, क्रणविमोचनाचे सातवे वर्ष जवळ आलें 
आहे. अर्से म्हणून आपल्या मनांत अधम विचार 
येऊं देऊ नको; आपल्या लावार बांधवांवर वक्तदष्टि 
करून तूं. एकादे वेळीं त्याला कांहीं द्यावयाचा नाहींस 
आणि त्यानें तुझ्य़ाविरुद परमेश्वराकडे गाऱ्हाणे केलें 
तर तुला पाप लागेल. १० तूं त्याला अवऱ्ये द्यावे, व 
तूं त्याला देशील तेव्हां तुझ्या मनांत कांहींएक वाईट 
वारं देऊं नको; असें केल्याने ज्या ज्या कामास तूं 
हात घालिशील त्यांत तुझा देव परमेश्वर तुला बरकत 
देहेळ. ११ देशांतले कंगराळ लोक कधीं नाहींतसे 
होणार नाहींत; म्हणून मी तुला आज्ञा करीत आहें 
कीं, तुझ्य़ा देशांतले- तुझे गरजू आणि कंगाल बांधव 
यांस सढळ हातानें दे. 

१२ तुझ्या बांधवांपैकी कोणी इन्नी अथवा इब्रीण 
सुला बिकिली असली तर त्यार्ने किंवा तिनें सहा वर्षे 
दास्य केल्यावर सातवे वर्षी त्याला किंवा तिला सुक्त 
करून जाऊं दे. १३ तू त्याला मुक्त करिशील तेव्हां 
त्याला रिक्तहस्तें. पाठवू नको; १४ तर तुझी शेरडेंमेंढरे, 


१५ मिसर देशांत तूंहि दास होतास आणि तुझा देव 
परमेश्वर यानें तुला मुक्त केलें याचें स्मरण ठेव; यास्तव 
ही आज्ञा आज मी तुला देत आहे. १६ तरी पण 
त्या दासाचं तुझ्यावर व तुझ्या घराण्यावर प्रेम जडलें 
असेल व तो आनंदाने तुझ्य़ा घरीं नांदत असून तुला 
म्हणेळ कीं मी तुला सोडून जाणार नाहीं, १७ तर 
त्याचा कान दरवाजावर धरून आरीनें टोच म्हणजे तो 
तुझा निरंतरचा दास होईल; तुझ्य़ा दासीचेंहि असेंच 
कर. १८ त्याला मुक्त करून जाऊं देणें तुला जड वाढे 
नये; कारण सहा बर्षेपरेत मोलकऱ्याच्या दुप्पट 
तुझी सेवाचाकरी त्याने केली आहे; असें केल्याने तुझा 
देव परमेश्वर तुझ्य़ा सवे कामांत तुला बरकत देइल. 

१९ तुझीं गुरेंदोरें व शेरडेंमेंढरे यांतील सगळे 
प्रथम जन्मलेळे नर तुझा देव परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ पवित्र 
राखावे; गाईचा प्रथम वत्स कांहीं कामास लावूं नको 
आणि शेरडांमेंढरांतल्या प्रथम वत्साची लोकर कातरूं 
नको. २० तुझा देव परमेश्वर जें स्थान निवडील तेथे तूं 
परमेश्वरासमोर . आपल्या घराण्यासह वर्षांनुवर्षे त्यांचें 
मांस खात जा; २१ पण त्यांतल्य़ा कोणांत कांहीं दोष 
असला, म्हणजे त्यांतला एकादा लंगडा किंवा अंधळा 
असला किंवा त्याला दुसरी कोणतीहि खोड असली 
तर त्याचें अपण तुझा देव परमेश्वर याला करूं नको. 
२२ आपल्य़ा वेशींच्या आंत तो भक्षावा; हरिणाचें 
किंवा सांबराचें मांस खातात त्याप्रमाणे शुद्ध माणसांनी 
व अझुद्ध माणसांनी त्याचें मांस खावे. २३ मात्र 
त्याच्या रक्ताचें सेवन करूं नये, तर तें पाण्याप्रमाणे 
जमिनीवर टाकून द्यावें. 

१ आपला देव परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ 

१ त्‌ अबीब महिना पाळ आणि वल्हांडण सण कर; 
कारण अबीब महिन्यांत तुझा देव परमेश्वर याने 

तुला मिसर देशांतून रात्रीचें बाहेर आणिलें. २ जें 
स्थान परमेश्वर आपल्या नामाच्या निवासार्थ निवडील 
तेथें आपला देव परमेश्वर बोजसाठीं शेरडेमेंढरें आणि 


तुझें खळें व द्राक्षाकुंड यांतून. उदार हस्तें त्याजा दे; तुला | गाईबैल यांतून वल्हांडणाचा यज्ञपंशु अपावा. ३. त्या- 


वरमेश्वरानं समृद्ध केळे असेल त्याप्रमाणे त्याला दे. 


बरोबर खमिराची भाकर खाऊं नये; सात दिवस तूं 


श्न्ट 





-- बेखमीर भाकर म्हणजे दुःखस्मारकाची भाकर खावी, 
कारण तूं धांदलीनें मिसर देशांतून बाहेर निघालास; ह्याच्यायोगें 
मिसर देशांतून निघाल्या दिवसाचे तुला जन्मभर स्मरण राहील. 
४. सात दिवस पर्यंत तुझ्या सगळ्या देशांत खमीर दृष्टीसहि 
पडूं नये: आणि पहिल्या दिवर्सी संध्याकाळी जो बलि देशील 
त्याचें काहीसुद्धा मांस सकाळपर्यंत राहूं नये. ५. तुझा देव 
परमेश्वर जीं नगरें तुला देईल त्याच्या कोणत्याही वेशीच्या आंत 
बल्हांडणाचा यज्ञपशु अर्पावयाचा नाही. ६ तर तुझा देव परमेश्वर 
आपल्या नामाच्या निवासांसाठी जें स्थान निवडील तेथेंच ज्या 
समयी तूं मिसर देशांतून निघालास म्हणजे अर्थात्‌ सूर्यास्ताच्या 
बेळी, संध्याकाळी .वल्हांडणपशूचा यज्ञ करावा. ७. तुझा देव 
परमेश्वर जें स्थान निवडील तेथेंच तो भाजून खावाः मग सकाळी 
उठून आप आपल्या डेन्यात जावें. ८. सहा दिंवस बेखमीर 
भाकरी खाव्या, आणि सातव्या. दिवशी तुझा देव परमेश्वर 
याच्याप्रीत्य्थ4 मोठा मेळा भरवावा: त्या दिवशी कोणतेंहि 
कामकाज कॅकूं नेये. 


___ ९ तू सात सत्यकांची गणती कर; उभ्या पिकाला विळा 


लाविल्यापासून सात सत्पकें मोज. १० मग तुझा देव परमे्ष्वर 


यानें तुला समृद्ध केंल असेल त्या मानानें त्याला स्वसंतोषचा 
बलि अर्पून सप्तकांचा सण पाळ; ११ तुझा देव परगेक्ष्वर 


आपल्या नामाच्या निवासा साठी जे स्थल निवडील तेयें आपला 
पुत्र व केन्या, दास व दासी, आणि तुझ्या वेशीच्या. आंतलो. : 


लेवी, आणि तुझ्यामध्ये असलेले परदेशीय पोरके, विधवा. या 
'सर्बाबगोबर आपला देव परमेक्ष्व याजसमोर उत्सव कर. १२ 
तूं मिसर देशांत दास होतास यांचें तुला स्मरण राहावें म्हणून 
हे. विधि मान्य करून पाळवे. 


_ __ १३ आपल्या खळ्यांतीलं आणि द्राक्षाकुंडांतील उत्पन्नाचा, 

संग्रह करण्याचें संपल्यावर मंडपांचा..सण सात दिवस "पाळावा; 
१४ ह्य पर्वकाळी तुझे पुत्र व कन्या, दास ब दासी व तुझ्या 
वेशीच्या आंत असलेला लेवी, परदेशीय, पोरके व विधवा 


अ. १६०३-८-२ 


'यांजसह उत्सव करावा. १५ जें स्थान परणेक्ष्र निवडील तेथे 


तूं आपला देव परगेक्ष्वा याच्याप्रोत्यर्थ सात दिवस सण पाळंवा; 
कारण सर्व उत्पन्न व हानी घरिलेली कामें यासंबंधाने तुझा 
देव परमेक्ष्वर यानें तुला बरकत दिल्यामुळें तुला अत्यानंद 


, होईल. १६ दर वर्षी तीन बेळां म्हणजे बेखमीर भाकरीचा 


सण, सप्तकांचा सण, आणि मंडपांचा सण या तिन्ही पर्वणीस 
तुझ्या सर्व पुरुषांनी तुझा देव परमेश्वर जें स्थान निवडील तेथें 
त्याजसमोर जाऊं; कोणीहि रित्कहस्ते परमेश्वरासमोर जाऊं नये; 
१७ तुझा देव परमेक्ष्वर यानें तुला बरकत दिली असेल ल्या 
मानानें प्रत्येकाने आपल्या ऐपतीप्रमाणे. धावे 


१८ तुझा देव परमेक्ष्व/ जी नगं तुला. देईल. त्यांत 
आपआपल्या वंशांतले. न्यायाधीश व सरदार नेमावे; त्यांनी 
लोकांचा न्याय धर्मनीतीनें करावा. १९ विपरीत न्याय करु 
नंये, पक्षपात करू नये आणिं लांच घेऊं नये; कारण लांच 
शहाव्याचे डोळे अंधळे करितो आणि धॉर्मिकांचे निर्णय विपरीत 


| करीते. २० नीतिमंत्तेचीच कास धर म्हणजे तु जीवंत रहशील 


आणि तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्याचा तूं 
वतनदार होशील. | 


२१ तू आपला देव परमेश्वर याजसाठी जी वेदी करिशील 
तिच्याजबळ कोणात्याहि प्रकारच्या काष्टंची अशेरा मूर्ति स्थापूं 
मकी: २२ त्याप्रमाणेच कोणताहि स्तंभ उभारू नको, कारण 
तुझ्ञा देव परमेक्ष्बर याला त्याची किळस आहे. 


-6 (१. कांही दोष अथवा खोड असलेलें गुरु अथवा 
१७ मेळ आपला देव पपेक्र याला अर्पू नको; 

कारण नुझा देव परगेक्ष्व यास त्याचा वीट आहे. 

,_२ तुझा देव परमेक्ष्वर यानें तुला दिलेल्या गांबांच्या वेशीच्या 

आंत कोणी पुरुष अथवा स्त्रो तुझा देव परमेश्वर याचा करार 
मोडून त्याच्या दृष्टीनें काही दुष्कर्म करिताना आढळून आली, 
३ म्हणजे माझ्या आज्ञेचा अतिक्रम करुन अन्य देवांची अथवा 
सूर्य, चंद्र, व नक्षत्रगण यांची उपासना व पूजा तो करु 


२०९ 


अ० १७:३-१८:६ 


अनुवाद 





ळागली, ४ आणि हें तुला कोणीं सांगितल्यावरून 
वुक्या कानावर आलें तर त्याचा चांगला तपास कर; 
आणि तें खरें ठरून इखाएल लोकांत असलें अमंगळ 
कृत्य घडल्याची खात्री झाली असेल '५ तर ज्या 
पुरुषाने अथवा ज्या ख्रीनें असलें दुष्कर्म केलें असेल 
त्या पुरुषास अथवा त्या ख्रीस वेशीबाहेर काहून 
मरत तोंपर्यंत त्यांस दंगर्डमार कर. ६ ज्यांचा वध 
कराबयाचा त्याला दोघां अथवा तिघां साक्षीदारांच्या 
साक्षीवरून बघावे; एकाच साक्षीदाराच्या साक्षीवरून 
त्यास बघू नये. ७ ज्याचा वध करावयाचा त्याच्यावर 
प्रथम साक्षीदारांनी आणि मग लोकांनी आपले हात 
उचलावे. या प्रकारे आपल्यामधून असली दुष्टाई 
नाहींशी करावी. 

८ तुझ्या बेशींच्या आंत आपसांतला एखादा खून, 
दाबा अथवा मारामारी यासंबंधाचा वाद... उपस्थित 
होऊन. त्याचा निवाडा करण्याचें काम तुह्या आटोक्या- 
बाहेर असल तर तुझा ठेव परमेश्वर यानें निवडलेल्या 
श्यानीं जा, ९ आणि लेवीय याजक ब त्या त्या काळचे 
शास्ते यांना जाऊन विचार; ते तुला वादाचा निर्णय 
सांगतील; १० परमेश्ररानें निवडलेल्या.. स्थानीं जो 
निर्णम ते. सांगतील त्याप्रमाणे तू कर, आणि ते जें 
कांही तुला अनुशासन देतील तें मान्य करून त्याप्रमाणें 
कर. ११ तला जे अनुशासन ते देतील आणि जो 
निर्णय तुला सांगतील त्याप्रमाणें कर; त्यांनी तुलां 
सांगितलेल्या निर्णयापासूत उजबीडावीकडे वळूं नको. 
१२ जो मनुष्य उन्मत्त होऊन तुझा टेब परमेश्वर 
यांच्या सेवेस हजर राहणाऱ्या याजकाचे किंबा न्याया- 
धीशा्चे ऐकणार नाहीं तो मनुष्य प्राणास मुकाबा; 
अशा प्रकारे इसाएलांतून तूं ही दुष्टाई नाहींशी करावी 
१३ हॅ. ऐकून सर्द कोक दहशत पावतील ब तेथून पुढें 
उन्मत्तपणा कराषयाचे नाहींत. - 

१४ तुझा रब परमेश्वर याने तुला दिलेल्या देशांत 
जाऊन तेथें बतन करून राहिल्यावर त कदाचित्‌ 
म्हणझील कॉ. आसपासच्या : राष्ट्रांपमार्णे मी आपल्यावर 
राजा नेमीन, १५ तर तुझा देब परमेश्वर ज्यास 


निवडील त्यालाच. राजा करावें; आपल्या भाऊबंदांतून 
आपल्यावर राजा नेसावा; तुझ्या बांधवांपैकी नाहीं असा 
कोणी परदेशीये पुरुष आपल्यावर नेमू नको. १६ मात्र 
त्यानें पुष्कळ घोडे बाळगूं नयेत, धोडदळ वाढविण्या- 
साठीं लोकांना मिसराकडे पुनः : धांव घेण्यास लावूं 
नये, त्या मार्गानें पुनः परत जाऊं नको असें परमे- 
श्ररानें तुम्हांस सांगितलेंच आहे. १७ रांजार्ने बहुत 
स्तरिय्रा करू नयेत, नाहीं. तर त्याचें मन बहकून 
जावयाचे; आणि सोनेंरपें यांचा त्यानं विपुल संग्रह 
करूं नये. १८ तो आपल्या राज्यासनावर आशरूळ 
होइल तेव्हां लेवीय याजकांपाशीं असलेल्या शास्त्राची 
एक नक्कल त्यानें करवावी; १९ तें. शास्त्र त्यानें 
आपल्याज़वळ ठेवून जन्मभर त्याचें. अध्यवन करावें; 
म्हणजे तो. आपला देव परमेश्वर. याचें भय बाळगून 
हें. सगळें शार. व हे .सवे बिघि पाळावशास शिकेल. 
२० अशानं. त्याचे हृदय आपल्या  बांधवांसंबंधानें 
उन्मत्त होणार नाही. आणि तो धर्मशसत्र सोडून 
उजवीडावीकडे . वळावयाचा नाहीं; तो ब त्याचे चंदाज 
इस्राएल लोकांमध्यें चिरकाळ राज्य करितील. . 

१. लेवीय याजक आणि लेव्याचा अवघा 
९ ८ वंश यांस इल्लाएल लोकांत कांहीं वांटा किंवा 
न वतन नाहीं; परमेश्वरास अर्पावयाचीं हरव्ये व 
प्रमेश्वराच्या हक्काचे असेल तें, हीं त्यांनीं भोगावी 
२ त्यांच्या भाऊबंदांबरोबर त्यांस कांहीं वतन मिळावयाचें 
नाहीं, तर परमेश्वराने त्यांस सांगितल्याप्रमाणें तोच 
त्यांचें बतन होय. ३ गाईंबेलांचा यज्ञ असो कॉ शेरडां- 
मेंढरांचा यक्ष असो, तो करणार्‍या लोकांनीं याजकाल्य 
इकं द्याबयाचा तो हा: फरा, दोन्ही 'गालफर्डे आणि 
कोथळा. ४ धान्य, द्राक्षारस व तेल यांच्या उत्पन्नाचा 
प्रथम भाग आणि मेंढरांची ग्रथम कातरलेली लोकर 
तूं त्यांस द्यावी. ५ त्यानें व त्याच्या वंशजांनी «निरंतर 
परमेश्वराच्या “माची सेवाचाकरी करण्यास हजर 


राहावें म्हणून तुझा देव . परमेश्वंर .याने त्यांस तुझ्या 


सवे बंशांतून निंबडूनं घेतले आहे. 
कोणी लेवी इद्चाएह लोकांच्या एकाद्या वेशीच्या 


२१० 


अ० १८:६-१९:७ 





आंत. उपऱ्योप्रमाणें राहत असून 'तेथूर्न' मोठ्या: उत्सुक 
तेने परमेश्वराने निवडलेल्या '-स्थानी. गेला, 
परमेश्वरासंमोर . सेंषाचाकंरी . करणार्‍या आपल्या - लेवीय 
: बांधवाभ्रमार्णे ? त्यानें “आपला देवे. परमेश्वर यांच्या 
नामाने सेवा करावी. ८ त्याचें पितृधने विकून जें 
त्याला. मिळीळे, असेल त्याखेरीज त्योंच्याप्रमार्णेच: 
अशभ्नांचा वांटा त्यास मिळावा. ् ढं 

९ तुझा देव परमेश्वर तुला जो देश देतं 
त्यांत जाझील तेव्हां त्यांतल्या लोकांप्रमाणे : अमंगळ 
कर्म करावयास शिकू नको. १० आपल्या पुत्रांचा व 
कन्यांचा अम्नींत॑ होम करणारा, दैवज्ञ, शकुन : सांगणारा 
जादुगार, चेटकी, ११ मांत्रिक, देवक्तर्षि,: पंचाक्षरी 
अथवा इलमी असा तुमच्यापैकी कोणी नसावा: १२ जो 
कोणी असलीं कृत्यें करितो. त्याचा 'परमेश्वंराला वीट 
आहे, आंणि' ह्या अंसल्या त्यांच्या अधोर. कृत्यांमुळेंच 
तुझा देव परमेश्वर त्यांस : तुझ्यापुह्ठन : घालवून 'देत 
आहे. १२ तूं. आपला देव परमेश्वर याजशीं सात्विकतेनं 
बाग. . १४ ज्या राष्ट्रांचा तूं ताबा घेणार आहेस तीं 
झुभाशुभ मुहुर्त मानणारी आणि ठोकताल्य़ांनीं भाकीत 
करणारांचें ऐकणारी आहेत; . पण तुझा 


१ 


री 


न पडो, त्याचा प्रचंड अभि . पुन: माझ्या 
मी भरेन. १७ तेव्हां परमेश्वर 


ब्र 
री 


करीन; त्याच्या मुखीं मी. आपलीं वचने 
त्यांस:जज्या आहा मी देईन त्या सगळ्या 
एतो!-निवेदन करील; १९" जीं माशी वचनें तो 
नांवानें बोलेल. तीं जो. कोणी. ऐकावयाचा नाहीं 


त १ शा री 


र्ष्पे 


त्याचा मी झाडा घेईन; २० पण कोणी संदेषा उन्मत्त 
होऊन जें बोलावयाची आज्ञा मीं त्यास दिली नाहीं तें 
माझ्या नांवाने. किंवा अन्य देवांच्या नांवाने बोलेल. 
तर. :*स्ो प्राणास मुकेल. २१ परमेश्रर अमुक . 
वचन बोलला - नाहीं हे. आम्ही कशावरूम ओळखावे 


असा: तुला संदेह. वाटला, २२ तर कोणी-संदेष्टा . . 
1. फरमेश्वराच्या नामार्ने कांही बोलला'- आणि त्यांप्रमार्णे . 


घडलें नाहीं. किंवा प्रत्ययास : आळे नाहीं तर परमे- 
श्रराचं ' ते॑ बोलणें नव्हते असें खास समजाचे; . 
तो संदेष्टा अहंकाराने -बोलला. आहे; तूं. त्यांची 
भीति,धरूं नको 
“.” १ तुझा देव परमेश्वर ज्या राष्ट्रांचा दडा 
१९ तुत्य देत आहे त्यांचा त्यानें नाश .केल्मावर 
लू. त्यांच्या देशाचा तावा घेशील, .जयांच्या.. 
नगशंतून व घरांतून ' वस्ती करिशील, :२:'सेव्हां 
तुझा देव परमेश्वर जो. देश तुला. वतन :कलशून “दत 
आहेः त्यांत तुझ्यासाठी तीन नगरे वेगळीं करून ठेव. 
३ ' प्रत्येक मनुष्यवध करणाऱ्यास तथे पळून जातां 
यावें म्हणून रस्ते तयार कर, आणि जो देश तुझा देव 
परमेश्वर तुला वतन म्हणून देत आहे. त्या एकंदर 
देशाचे :तीन भाग कर. ४ मनुष्यवध केल्यावर तेथें 
पळून :जाऊन आपला प्राण वांचविणार्‍्याचा प्रकार 
असा: पूर्वीचा कांहीं वैरभाव नसतां जो कोणी नकळत 
आपल्या शेजाऱ्यास ठार मारील त्यानें तेथें. जावें. 
५. उदाहरणार्थ, कोणी आपल्या शेजाऱ्याबरोबर लाकडे 


अ०. १९:५०७-२१०:८ 






आपल्यासाठी. तीन "नगरे वेगळी. करून ठेवा 
८,९ तुझा देव परमेश्रर याजवर प्रीति कर आणि 
त्याच्या मार्गानी निरंतर चाल. अज्ञी आज्ञा मी तुला 
आज देत आहे: ती तूं पाळिळी व तुझा देव परमेश्रर 
यानं तुझ्या “पुबजांजी आणभाक केली होती. त्याप्रमाणें 
- भयाने: तुझी दळामययादा वाढविली; आणि तुझकाः पूर्वजांस 
देऊ. केलेला समळा देश तुले दिला; , तर सदरीऊ'तीन 
नगरांशिवाय आणखी. .-तीन : नग्गर॑ लू. वेगळी करून 
ठेवावी: १० म्हणजे जो देश तुझा देव. परमेश्रर:-तुछा 


वतन करून देत आहे'यांत निर्दोष मनुष्याचा र्त- : 
पाते. होणार नाही. आणि त्याची हत्या. तुला. “हागणार 


नाहीं:, 3१ तरी पण कोणी आपल्या शेजाऱ्याचा दावा 
घरून त्याच्या धालासाठीं टपेल आणि . त्याजवर *:उटुने 
ला. मरेल इतका त्त्राला घायाळ क्ररील. आणि मग 
न्यांसेस्या. एका -नगरांत पळून “जाईल, :3२ मर . त्याच्य़ा 
गांबच्या वडील मंडळीने 'माणूस - पाठवून .लथूनः त्याला 
आणवावे. : आणि त्याला मारून टाकण्यासाठी “खुनाचा 
मृद प्ेणाऱ्यांच्या. हाती द्यावे... १३" त्याजवर. दयादप् 
करू नये: न्िपराथ हत्येचा दोष इताएलापासून वूर 
कर म्हणजे तुझे कल्याण होईल 

१४. तुळ मिळणाऱ्या वनांत. म्हणजे: 'जोः डश 
तुझा. देव. 'परमेखर- 'सुळा देत आहे. त्यांत पूर्वीच्या 
लोकांनी ढरकिकेली. आपल्या. शेजाऱ्याची । 'सीला 
ढळवूं नको. . 

१'५ कोणी कांही अधर्म किंवा पापकर्म. केलें तर 
स्थाने केलेल्या स्या. प्रापासंबंधाने. त्याख्यावित््ध: श्रोणी 
एकटाच साक्षीदार उठला. तर चालणार नाहीं: दोघां 
किंवा: ति्था साक्षीदारांच्या साक्षीनं कोणत्याहि प्रकरणाचा 
निर्णय : करावा. १६ कांदा खुनशी साक्षीपार 
उठून त्यानं अमुक एका मतुप्सनं अनाचार कत्यायी 
साक्ष किडी: १» तर 'ज्या दोघांमध्ये दा वाढ. उपस्थित 


होईल त्यांस परमेश्वरापुढे म्हणजे त्या. समयी -जे याजक : 


अथवा न्यॉयांथीश 'असताळ - त्यांच्यापुढे - उभें करावे: 
१८. मग 'म्यायाधीशॉसी त्याचा वॉरीक्र तपास : करोंबा: 


. दयादेष्टि करू नये; जिवाबददल : जीव. 


- पावल्यास > दुसराच कोणी. 





३ द्याला कका 


बांबधाविरुद्ध - खोटी. साक्ष. दिली. आहे :असं आढळून 
आले, १९-तेर आपल्या बांधवाची' जी. हानि: करण्याचें 
त्यानें योजिले -असेळ तीच. हानि त्याची करावी; .या 
रीतीने कळूं. आपल्यांतील - दुटाई >. क्राहून. ...टाकरावी. 
२० इतर लोक. हे ऐकून दहशत . पाब्रतील,. आणि. पुढं 
लुक्यामध्यें . असले. . दुष्कम करणार. नाहींत. . २१. तू. 
डोळ्याबद्दल 
डोळा, दांतावद्दल दांत, . हाताबदल., हात आणि पाया 
बडूळ पाय असा दंड करावा. का 
: १. 3 ते. आपल्या  शत्रंज्री., युद्ध करावयास 
श्‌ ७: जाशील - तब्हा घोड, रथ च तुझ्याहून आधिक 
सन्य - ही: तुझ्या -दडीस, प्रडल्यास- त्यांस मिऊं 


* नको; तुझा, देब परमेशर याने तुला. मिसर देञांतून 


आणिळे< तो.-तुझ्याबरोवूर आहे. २८ तुम्ही. समरांमपार 
बरु--नाल:- तेलही. याजक्राले ळोक्कांकड जाऊन. त्यांस 


' म्हणावं. २. ढखारळ. लोकहो, ऐका: युद्ध, करण्यास तुमही 


आज- ऑपल्या-'गतेच्यात निकट -आलां.क्षाह्य, तर 


"सन कन्नन वेश. सक्त, मिऊं तक्ता; थरथर कापू नका, 


आणि. त्यांस" पाहुन::घावरूं - नकाः.. ४ कारण .तुमच्या 


' डतशॉ “युद्ध करावयास. इ: तुमचा बचाव करावयास 
: तुमच्याबरोबर जाणारा: तुमचा; वेव स्परमेशर आहे. 

: ५ मगा अमल्दारांदॉ, लोकात म्हथावे, :उप्राततं नवें घर 
" यांधून' त्यांत ..प्रवेश,: केला नाही”, असा क्रोणी. मनुष्य 


वुमच्यामध्ये भाहे काग! : असल्यास ज्याने झापल्या परी 
परते जावें, नाही सरे तो युद्धांत क़दोचित मरून जाईल 
वे दुसराच ग्रहप्रयेश करील. ६ द्राशांचा मळा ळावून त्याचें 
फळ ख्ार्फे नाही ' असा कोणी. आहे. क्राम £ असल्यास. 
त्याने - घर परत जावे, “जाही. तर लो संप्रामांल मरण. 
त्याचे फळे - खाईल: 
"बायकोची . मागणी करून: तिजशीं लम केळं नाहीं 
असा कोणा 'आहि. काय १ :- असल्यास “ त्याने. आपल्या 
बरी परव जावे; नोहीं. तर तो संप्रांनांत - मरण:प्रायंल्यास 


प बुसराय कोणी 2 तिशी “लप: करील. ८: अभेल- 
* करांनीं_ र्‍लोफास. आणेस्री महणावे की तुसंच्यांतळा. 
जाणि तो सोटा साक्षीदार 'अलूत. त्याते: आपल्या 


कोणी भ्याड :अथवा : घाबरट: मनाचा आहे. कारू £ 


र्फ्र 


अनुवाद 


:- अ २०:८-२१:५११ 





असत्यास त्यानें . आपल्या घरीं परत जावें, नाहीं तर 
त्याला पाहून ... त्याच्या - बांधवांच्या : हृदयाचें त्याच्या- 
सारखें पाणीपा्णी होईल. “९ अमलदारांचें लोकांशीं हॅ 
बोलणें संपल्यावर लोकांवर सेनानायक नेमावे. -  :- 
"१०. युद्ध कहवयास लू एकाचा .नयरानजीक जाशील 
तेव्हा संहषयाचें- बोलणे करून पाहा, :)१. त्यांनी सद्लधांचें 
बोलणें :कबूल करून वेस उघडली ..तर त्या नगरांत 


जे सवे लोक :सांपडतील ते .तुझें निगासकाम. .करणारेः 
_व दास होतील. १२..ते सहा, न करितां तुम्हांशी | 


लद लागले -तर त्या ;नगररास वेढा घालावा. १३ तुझा 
देव. परमेश्वर ते नगर तुह्या. हाती : देईल: तेव्हां 


त्यांतल्या सर्वे. पुरुषांस : तरवारीने... मारून... टाकावे 


पे४:. पणं लिया, मुलें, जनावरें-“आदिकरून' जी. :ळूट 
त्या--नगसंतः सापडे तो आंपल्यासाठीं घ्यावी; तुझा 
देव परमेश्वर तुला तुझ्या . शंत्रूकडील लूट देडेळ तिंचा 
उपभोग घे. १५ जीं'-नगरें तुझ्यापासून .फार दूर्‌ 


असून या राष्ट्रांची नसतीर त्यासंबंधानें हा प्रकार 


करावा;. १६. पण तुझा. देव :.परमेश्वरः र्‍या लोकांचीं जीं 
नगरे तुला वतन करून देत. आहे त्यातला. कोणताहि 
. प्रापी- जीवंत ठेवूं. नको. १७ तुझा 'देव पस्मेश्वर 
यानें तुला आज्ञा दिल्याप्रस्पणे :हित्ती; अमोरी, कनानी, 
परिज्ञी, -हिव्वी व. यबूसी.--यांचा निखालस संहार - कर 
८ ..-न . केल्यास: ते.. आप्रआपरल्या . देवांची , पूजा 
करितांना. जीं..:. असंग्रळ “ कृर्त्ये करितात :त्यांसासखीं 


कस़वंयास . ते: तुम्हांस, : शिकवितील,-. असें ...-झाल्य़स: 
तुमच्ना देव.परमेश्वरे याजविरूद्ध: तुम्हांकडून पाप. घडेल.....- 
!9 ९ युद्ध :करीत?-असतां. एकाद्या. नगराला तूं फार 


दिवस . वेढा ' घालून: राहिलास ,तर त्या  नगरांतील 
झाडांवर “क्ञान्लाड चहलंवून .. त्यांचा नाश करूं नको 
तीं: तोडू, सको; "कारण त्यांची फळें तुला . खावयास 
-_. मिळतीळ.;:मैदालांतल्या--हक्लांना वेढा द्यावा अर्शी तीं 
माश्सें;- आहेत :: काया 2.२. ज्या अक्षांला खाण्याजोगी 
फळें--येत:: नाहींत:- अहे तुला. दिसून येईल... ते . तोहून 
त्यांचा; नश: करून 'ठाकाना; : आणि तें नगर. हस्तगत 
त्यावर मोर्चे लावावे. 


' करावी. . त्याच्या 


१ तुझा देव परमेश्वर जो. देश तुला वतन 
५११ करून देत आहे त्यांतल्या एकाया :- मैदानांत. 
कोणीं मनुष्य मारून. टाकलेला. सांपडला . आणि 


<<. | त्यास कोणीं. मारिले हे कळटेंः नाहीं,..२ तर:तुझ्यांतील' 
, वडील मंडळी व न्यायाधीरा यांनीं. बोहहेंर निघून त्या 


प्रेताच्या सभोचार असलेल्या प्रत्येक: गांव'चें ,.अंतरः 
मोजावें;: ३ मग जो गांव. त्या प्रेताच्या-अगदी. जवळचा: 
असेल त्यांतल्या .वडील : मंडळींनीं,- जी. कधीं: कामास- 
लाविली. नाहीं अथवा. जीवर कधीं जू ठेविले नाही 
अशी कालवड घ्यावी; ४ आणि: ज्यांत नांगरणी- 
पेरणी. होत; नाहीं :व : ज्यांत .पाणी .सतत वाहत असतें 
असें खोरे पाहून: . त्या. नगराच्या .वडील मंडळींनी : ती. 
कालब्ड :तेथें न्यावी: आणि त्या : स्ोोऱ्यांत तिची. मान: 


' मोडाकी; ५ तेव्हां लेवी केशांतल्या याजकांनी जवळ. 


असावें; कारणं त्यांनीं तुझा. देव. प्ररसेश्वर . याची. सेवा 
नांवानें . आश्चीनंद दयावा, आणि 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे : हरएक भांडणाची - किंवा. .मारा- 
मररीचा.. निर्णय व्हावा, . यासाठी देवाने त्यांस निवडिलं 
आहे. . ६ मग त्यां मारून . टाकिलेल्या..:मनुष्यापासून 
अगदीं. जवळचें.' नगर. असेल तेथल्या वडील मंडळीने 
त्या खोऱ्यांत मान मोडून टाकिलेल्या: कालवडीवर 
आपके हात शुवावे. ७ आणि म्हणावें, -आमच्या.. या 
हातांनीं .हा. रक्तपात . केला. नाहीं... आणि : आमच्या 
डोळ््यांदेखत.हा -झालेला - नाहीं; . ८ हे. परमेश्वरा, ज्यांस: 


 तूंरडद्धंरिलें आहे त्या तुझ्या. इस्लाएल . लोकांस क्षमा 


करा«ऱ तुह्या इलाएलळ लोकांस निरपराध हत्येचा दोष 


- राह” देऊं नको. मग :त्यांजवंरील र'क्तपाताच्या दोषाचे 


निरसे: होईल: : ९ या.-प्रकारें परमेश्वराच्या दृष्टीने जें 


'योग्क - आहे. तें करून निरपराध . हत्येचा : दोष तूं 


आपेल्यांतून :दूर करावा. 

१ तूं. आपल्या शभुंबरोबर -युद्ध करावयास . जाशील 
आणिः: तुझा. देव परमेश्वर. त्यांस तुझ्या'. दाती देईल 
आणि तूं त्यांस. पाडाव करून नेज्लीळ, :११ सेव्हांगपाडाव 
केलेल्या लोकांत एकादी. सुंदर: --छ्ली.. पाहून :तिल्म . तू. 


मोहित: झालास आणि तिरा बायको करून : घेण्याची 


र्ते 


अ० २१५११-२२९५१० 





झालीं; १२ तर तूं तिलां आपल्या घरीं 
घेऊन जावें आणि तिचें . शीर मुंडावें आणि तिचीं नखें 
काढावी; १२. तिनें आपल्या परस्वाधीन स्थितींतलीं 
आपलीं वल्ने टाकून तुझ्या घरीं एक महिनाभर आपल्या 
. आईबापोसाठी शोक ' करावा; यानंतर तूं तिच्याशी 
समागम करं म्हणजे तूं तिचा पति होशील व ती 
तुझी पत्नी होईल. १४ ती तुला आवडली . नाहीं 
तर तिला वाटेल तिकडे जाऊ दे; तिच्याबद्दल पैसा 


घऊन तिला विकू नये; तू तिला भ्रष्ट केल्यामुळें तिजवर॑ 


धनीपणा चालकू नको. 
१५ कोणा पुरुषास एक 'आंवडंती क एक नावडती 


. ' अश्या दोन बायका “असल्या आणि त्या, आकडत्या व 
त्या नावडत्या दोंचींसहि त्याजंपासून : पुत्र झाले असले 


आणि नावडनीचा पुत्र ' ज्येष्ट असलां, १६ तर तो 
आपल्या पुत्रांस आपली ' संपत्ति वांटेन देईल . तेव्हां 
नोंवडंतीचा पुत्र .खरोखर. ज्येष्ठ असून जीवंत असला 
- तर आवडतीच्या पुत्रास ज्येष्टत्वाचा हक देण्यास त्याला 
अधिंकार'- नाहीं. १७ नावडतीच्या पुत्राचा ज्येष्ठत्वाचा 
हक्क कबूल -कहून त्यानें त्यास सर्व धनाचा दुप्पट वांस 
द्यावा; तो त्याच्या 'पौरुषाचें प्रथम . फल आहे; ज्येष्ठ 
त्वाचा हक्क त्याचाच आहे. 


१८ क्रोणा. मनुष्यास हट्टी आणि दांडगा सुलंगा ।- 


असून त्याला झासनं केलें असतांहि आपल्या आई- 
बापांची आज्ञा तो मानीत नाहीं. अथवा त्यांचें ऐकत 
नाहीं, 


मेऊन 
व॒ दांडगा आहे, हा आमचे. सांगणे जुमानीत नाहीं, हा 
खादाड व मद्यपी आहे. २१ यावर त्याच्या गांवच्या 
सर्व पुरुषांनी त्यास दगडमार करून ठार मारावे; 


२० 


या प्रकारें तूं आपल्यामधून असली दुष्टाई दूर्‌ करावी, . 


म्हणजे सवे. इक्लाएल लोक हें ऐकून दहशत पावतील. 
*२२. क्रोणा* मनुष्यानें मरणदंडास योग्य असें कांहीं पाप 


'केळें भाणि त्यास म्रृत्यूची - शिक्षा होऊन झाडावर फाशी : 
२३ .तर त्याचें शरीर रात्रभर त्या झाडावर) 


-दिलें, 


' तें .त्याच्या. - हवालीं. करः. 


१९ तर त्याच्या आदेबापांनीं त्यास धरून 
नगराबाहेर वेशीजवळ नगरच्या वडील मंडळीसमोर 
त्यांस सांगावे, हा. आमचा' पुत्र हद्री 


टांगलेले राहू. - देऊं नये, त्याच दिवशीं त्याला अवश्य 
पुरावे; कारण फासावर चढविलेल्या मनुष्यावर देवाचा 
झाप असतो; 'तुझा देव परमेश्वर जो देद्य तुला वतन: 
करून देत आहे ततो विटाळवूं नको. . 

१ आपल्या एकाद्या. बांधवाचे गाईवैल . 


; २२ अथवा रेरडेमेंढरें चुकार फिरत. असलेलीं पाहून 


तीं न पाहिल्यासारखें करूं नको; तीं अवश्य त्याज- 
कडे पोंचतीं कर; २ तुझा बांधव जवळपास राहत नसला 
अथबो तें त्याला ओळखीत :-नसलास तर तें जनावर 
आपल्या घरीं आण, आणि. तुझा बांधवः तें मागावयास 
येईपर्यंत: तें. तुझ्यापाशी: ठेव, आणि लो सांपडल्यावर: 
२ ' त्याप्रमाणेंच आपल्या. 
बांधवाचें माढव;' त्याचें. वसे. अथवा :कोणतीहि' वस्तु 
हरवली - असून . .तुला सांपडली तर -तिच्यासंबंधानेंहि 
असेंच कर; ती पाहून न पाहिल्यासारखे करू नको. : 
;*४ आपल्या बांधवाचे गाढव अथवा बैल वाटेंत 
पडलेला . पाहून न... पाहिल्यासारखे करूं नको;. त्याला 
उठवून उभा करण्याच्या कामीं अवश्य हात लाव. . _ : 
५: कोणा स्रीनें पुरुषाचा पेहराव लेऊ नये; कोणा 


पुरुषाने. सरीचा पेहराव लेऊं मये; तुझा देव परमेश्वर 


यासः तसें करणार्‍याचा: वीट .आहे. 

६ वाटेनें चालतांना '्रक्षावर ' 'अथंवा ' जमिनीवर 
पक्ष्याचे . कोटें तुले आढळले, मंग त्यांत पिळें असोत 
किंवा अंडी असोत; त्या पिलांवर अथवा अंब्यांवर 


मादी. बसलेली असली तर . तिलां पिलांसहित धरू 


नको.' ७ तुला हवीं असलीं तर पिठे घेऊन जा. 
फ्य: त्यांच्या आईस अवश्य सोडून 'दे; म्हणजे तुझें 
कल्याण होईल आणि तूं चिरायु होशील. *“।. 

< तूं नवें घर बांधशील तेव्हां धाब्यॉला सुंढेर 
बांध, नाहीं तर कोणी मनुष्य तेथूम खालीं पडल्यास 
ते. आपल्या घराण्यावर - हत्येचा . दोषें आणिझील. 
९ . आपल्या द्राक्षमर्ळ्यांत- दोन. जातींचे बीं मिसळून पेरू 
नको, .पेरिलेंस तर पेरिलेल्या बियांचा आणि द्राक्षवेलींचा 
उपज: हीं दोन्ही पवित्र कार्यासाठी जप्त करण्यांत येतील, 

१० बैल व. गाढव यांची 'जोंडी जुंपून जमीन 


रेड: 





अनुषाद 


झभ० २२५४१०-२९३:४ 





नांगरू नको. ११ लोकर व सण यांच्या मिसळीचें 
कापड वापरू नको. 

१२ आपल्या अंगावरील वसाच्या चारी कोपर्‍यांस 

१३ कोणा पुरुषाने एकाद्या खरीशीं लम केलें व 
तिजशीं समागम केल्यावर ती त्याला आवडली नाहीं, 
१४ आणि त्यानें त्या ख्रीवर भलभलते आरोप ठेवून 
तिची बदनामी करून म्हटलें कीं मी ह्या ख्रीचें 
पाणिग्रहण करून तिजशीं गमन केलें तेव्हां तिच्या 
ठायीं मला कोमार्यव्िन्हें आढळलीं नाहींत; १५ तर 
मुलीच्या आईबापांनी तिच्या कौमायीवस्थेविषयींचीं 
चिन्हें घेऊन नगरच्या वडील मंडळीकडे वेशींत जावें. 
१६ मुलीच्या बापाने वडील जनांस म्हणावें, मीं 
आपली कन्या या पुरुषास दिली आणि आतां ती 
त्याला आवडत नाहीं;.. १७ पाहा, तो तिजवर भल- 
भलते आरोप करून म्हणतो कीं तुझ्या कन्येच्या ठायीं 
कौमार्यचिन्हें : मला. आढळलीं नाहींत; पण माझ्या 
मुलीच्या कौमा्याचीं चिन्हे हीं पाहा. मग. त्या माता- 
पितरांनीं ती चादर. नगरच्या वडील जनांपुढें पसरावी; 
१८ 'आणिः नगरच्या वडील जनांनी त्या मनुष्यास धरून 
शिक्षा करावी; १९. त्याजपासून शंभर शेकेल रुपें 
दंडादोखळ घेऊन मुलीच्या बापास द्यावे, कारण त्यानें 
इस्राएलकन्येची बदनामी केली; त्यानें. तिला बायको 
म्हणून नांदविळें पाहिजे, तिचा त्याग त्यानें आमरण 
करितां कामा नये. २० तरी पण त्या मुलीच्या ठायीं 
कौमार्यचिन्हे दिसून आलीं नाहींत हॅ. खरें असलें 
२१ तर त्यांनीं त्या. मुलीस तिच्या बापाच्या घराबाहेर 
काढावें आणि गांवच्या लोकांनीं तिला मरे तों 
दमडमार करावा, कारण . तिनें आपल्या पितृग्रहीं 
व्यभिचार करून इस्राएल लोकांत भ्रष्टाचार केला आहे; 
याम्रस्राणें तूं .आप्रल्यामधून .असली दुष्टाई दूर करावी. 

२२. कोणी. पुरुष. विवाहित स्रीशीं कुकर्म करितांना 
सांपडला 'तर तिच्यापाशी निजलेडा तो पुरुष व ती 


खरी. या.:दोषांसहि . जिवे मारावे; अशा प्रकारें इत्राएलां- 


वल इश्राई दूरू करावी.. 


२३ वाग्दत्त कुमारी कोण| पुरुषास नगरांत आढळली 
आणि त्यानें तिजशीं कुकर्म केलें, २४ तर त्या दोषांस 
धरून नगराच्या वेशीबाहेर न्यावे आणि दगडमार कशन 
जिवें मारावे; ती नगरांत असून तिने ओरड . केळी 
नाहीं म्हणून तिला, आणि पुरुषास माराबयाचें तें 
यासाठीं कीं त्यानें आपल्या झोजार्‍्याची क्षी भ्रष्ट केली; 
याप्रकारें तूं आपल्यामधून दुष्टाईे दूर कर. 

२५ वाग्दत्त कुमारी कोणा. पुरुषास रानांत 

आढळली आणि त्यानें तिजबर बलात्कार करून तिजशी 
कुकर्म केले तर त्या. कुकर्म करणार्‍या पुरुषास मात्र 
जिवें मारावे; २६ पण त्या कुमारीला कांही करू 
नये, प्राणदेडास योग्य भसे. कांही. पातक तिला 
लागत .. नाही. कोणी आपल्या झेजाऱ्याबर उठून 
त्यास जिवे मारतो तसाच हा प्रकार समजाबा; 
२७ कारण ती वाग्दत्त कन्या त्याला. रानांत आढ- 
ळली तेव्हां ती ओरडली . असेल, पण तिचा बयाच 
करण्यास कोणी नसेल. .. 
. २८ वाग्दल नाहीं -अशी . कुमारी जर कोणा 
पुरुषास आढळली . ब त्यानें तिळा घरून .तिजशीं कुकर्म 
केलें. आणि तीं सांपडली, २९ तर. ज्या पुरुषाने 
तिजशीं कुकम केलें त्याने मुलीच्या बापास पन्नास 
शेकेल . रुपें द्याबें आणि ती त्याची बायको व्हाधी; 
कारण त्यानें तिला भ्रष्ट केळे आहे, त्याने आमरच 
तिचा त्याग करितां कामा नये. 

३० कोणीं आपल्या पित्याच्या खीशीं बिवाह करूं 
नये; आपल्या बापाचा पद्र उघडा करूं नये. 

१ जो भमांड आहे. अथवा छिन्नलिंग 
२९४ आहे त्यानें परमेश्वराच्या मेळ्यास येऊं नये. 

२ अगम्यागमनानें जन्म पावलेल्या मनुध्यानें 
परमेश्वराच्या मेळ्यास येऊं नये; दहाव्या पिढीपर्यंत 
त्याच्या बंशांतल्या कोणींहि परमेश्वराच्या सभेस येऊं नये. 

३. अम्मोनी आणि मवाबी यांनीं परमेश्वराच्या मेळ्यास 
येऊं. .नये; त्यांच्या.: दह्मव्या पिढीपर्यंत त्यांच्यांतल्या 
कोणींहि कर्वीच . परमेश्वराच्या मेळ्यास . येऊं नवे; 


1 ४ कारण तुम्ही मिसराहून निघून येत झसतां. ते अग- 


२१५ 


अ« २९३:४-२४:२ 


अनुवाद 





पाणी घेऊन तुमच्या भेटीस आले नाहींत, येवढेंच नव्हे 


तर अराम-नहराईम ( मेसोपटेम्या ) प्रांतातल्या पथोर 


नगराचा बौरपुत्र बलाम यास द्रव्य देऊन तुला झाप 
द्यावयासाठीं त्यांनीं आणिलें. ५ तरी तुझा देव परमेश्वर 
याने बलामाचे ऐकळें नाही, पण उलट तुझा देव परमेश्वर 
यानं झापाच्या ऐवजीं तुला आज्षीवांदच देवबिला; 
कारण तुझा ' देव परमेश्रर याची तुजवर प्रीति होती. 
६ तू त्यांचे क्षेमकुशल आपल्या हयातींत कधींहि 
चिंतू नक्रो 

७ अदोम्याचा तुला वीट नसावा, कारण तो तुझां 
बंधु होय; मिसर्‍्याचा 'तुला वीट नसावा; कारण तूं 
त्यांच्या देशांत उपरी होतास. ८. त्यांच्या तिसऱया 
पिढीत जन्मठेल्या लोकांसे परमेश्वराच्या मेळ्यास 
थण्याची प्ररवानगी आहे 

९ शत्रूंशी लढाई करण्यासाठीं बाहेर पडून तूं तळ 
देशील तेव्हां हरएक दुष्कृत्यापासून दूर राहा. १० जर 
कोणा पुरुषास रात्रौ कांही अशुद्धता आपोआप प्राप्त 
झाली तर त्याने छावणोबाहेर जावें, त्यानें छावणीच्या 
आंत ग्रेऊं नय्रे;: ११ पण संघ्याकाळ जवळ आला 
म्हणजे त्याने स्नान करावें आणि सूर्यास्तानंतर छावणींत 
यावें. १२ तुला बहिंदिंशेस जाण्यासाठी छावणीच्या 
बाहेर एक जागा असावी; १२३ आणि तुझ्या हत्यारां- 
मध्ये एक कुदळ असावी, आणि तूं बहिदिक्षेस 
बसून उठल्यावर कुदळीने खणून आपला मळ 
झाकून टाकावा; १५४ कारण तुझा देवं परमेश्वर 
तुझा बचाव करण्यासाठीं आणि शत्र तुझ्या हातीं 
देण्यासाठी छावणींत इकडून तिकडे फिरत असतो, 
यास्तव तूं. आपली छावणी पवित्र ठेवावी, नाहो 
तर तुझ्या छावणींत एकादी अमंगळ वस्तु पाहून 
तो निघून जाईल. 

१'५ कोणी दास आपल्या धन्याकहून पळून तुला 
*“ हरण आला तर त्यास त्याच्या धन्याच्या हवाली 
कळूं. नको; १६ त्यानें तुझ्या वाटेल त्या नगराच्या 
वेशींच्या आंत तुझ्याबरोबर तुझ्या लोकांमध्यें राहावें 
त्याला जाच करूं नको. 


. १७ कोणीहि इस्राएलकन्येनें वेश्या होऊं नये; 
कोणाहिे  इस्लाएल्पुत्रास पुंमैथुनास वाहूं. नये. 
१८ वेश्येच्या कमाईचा किंवा कुत्र्याच्या कमाईचा 
पैसा नवस फेडण्यासाठी कोणींहि आपला देव परमेश्वर 
याच्या मंदिरांत आणे नये; कारण या दोन्ही गोष्टींचा 
तुझा देव परमेश्वर यास वीट आहे. 

१९ आपल्या बांधवांशीं वाढीदिढीचा व्यवहार 
करू नको: पैसा. खाण्याचे पदार्थ किंवा दुसरी 
कोणतीहि वस्तु. यांची वाढीदिढी -करूं नको; २० परदे- 
शीयाशीं पाहिजे तर वाढीदिढीचा व्यवहार कर, पण 
आपल्या बांघवाशीं करूं. नको, म्हणजे जो देश वतन 
कलशून घेण्यास तूं जात आहेस तेथें ज्या ज्या कामास 

हात घालिझील त्यांत तुझा देव परमेश्वर तुला 
बरकत देईल. 

२१ तूं आपला देव परमेश्वर यास नवस करिशील 
तेव्हां तो फेडण्यास बिलंब लावू नको; कारण तुझा 
देव परमेश्वर तुजपांसून त्याचा झाडा अवट्य घेईल, 
विलंब लाविल्यास तुला पाप लागेल. २२' तूं नवस 
केला नाहीं तर तेणेंकरून. तुला कांहीं पाप लागावयाचें. 
नाहीं. २२ तुझ्या तोहूने निघालेलं वचन मान्य करून 
पाळ; म्हणजे तूं आपला देव परमेश्वर यासं स्वसंतोषाचें 


अर्पण करण्याचा नवसं केल्यांस आपल्या तोंडाने 
दिलेल्या वचनाप्रमाणे कर 
२४ आपल्या शेजाऱ्याच्या द्राक्षांच्या मळ्यांत 


गेलास तर मनमुराद द्राक्षे खा, पण आपल्या पात्रांत 
कांहीं ठेवूं नको. 

२५. आपल्या शेजाऱ्याच्या उभ्या पिकांत तू गेलास 
तंर आपल्या हाताने हवी तर कणसे तोड; पण 
आपल्या शेजाऱ्याच्या त्या उभ्या पिकास विळा 
लावूं नको । 

१ कोणा पुरुषाने एकाद्या खरीशीं लम्न केल्यावर 

२२७ तिच्यांत कांहीं दोष त्याला दिसून आल्यामुळें 
ती त्याला आवडली नाहीं, तर त्यानें सूटपत्र 

लिडून तिच्या हातीं द्यावें आणि तिला आपल्या घरा- 
बाहेर घालवावे. २ ती त्याच्या धरून बाहेर निघाल्यावर 


२१६ 


अनुवाद 


अ० २९४५२-२५:२ 





तिनें पाहिजे तर दुसर्‍याची व्हावें; ३ पण त्या दुसर्‍या 


पुरुषाची तिजवर इतराजो होऊन त्यानंहि सूटपत्र लिहून 
तिच्या हातीं दिले व तिला घराबाहेर घालविले, किंवा 
तिजशीं लम केलेला हा दुसरा नवरा मेला, ४ तर घालवून 
देणाऱ्या तिच्या पहिल्या नवऱ्यानं ती भ्रष्ट झाल्यावर तिला 
पुनः बायको करूं नये; परमेश्वराला या गोष्टीचा वीट आहे; 
तुझा देव' परमेश्वर जो दळ तुला वतन करून देत 
आहे त्य़ा देशाला पापदोष लागण्यास कारण होऊं नको. 

'५ कोणा पुरुषाचे नुकतेंच लम्न झालें असल्यास 
त्यानं सैन्याबरोबर मोहिमेवर जाऊं नये; अथवा कांहीं 
कामगिरी त्याच्यावर टाकण्यांत येऊं नये; त्यानें वर्षभर 
आपले घरदार पाहण्यास मोकळे राहावें. आणि वरिलेल्या 
नववधूला रंजवाठें. ६ जातें किंवा जात्याची वरची तळी 
कोणों गहाण ठेवूं नये; असें करणें म्हणजे मनुष्याचे 
जीवितच गहाण ठेवणें होय. 

७ आपल्या एकाद्या इस्राएल बांधवास आपली मत्ता 
म्हणून चोरून नेऊन विकितांना कोणी सांपडला तर 
त्यानं प्राणास मुकावे; या प्रकारें तूं आपल्यामभून 
असलें दुष्कर्म दूर करावें. 

८ महारोगाच्या व्यांधीसंबंधानं संभाळा; लेवीय 
याजक तुम्हांस॑ जें रिकवितील तें सव लक्षांत घेऊन त्या- 
प्रमाणें जपून कृति करा; मीं त्यांस आज्ञा दिली आहे ती 
लक्षांत घेऊन पाळा. ९ तुम्ही मिसरांतून निघाल्यावर 
तुझा देव परमेश्वर यानं मार्गात मिर्यामेचं काय केलं 
त्यांचें स्मरण ठेवा. 

१०. अपल्या शेजाऱ्यास तूं कांहीं कज दिलें तर 
त्याजबद्दल हेडप आणावय्रासाठीं त्याच्या घरांत शिरू 
नको. ११ तूं बाहेर उभें राहावें आणि ज्यास तूं कर्ज 
दिलं. असेल त्यानं त्याजबद्दलचें हडप तुजकडे बाहेर 
आणावें. १३२ तो मनुष्य कंगाल असला तर त्याचें 
हडप' अंगावर घेऊन निजूं नको; १३ सूर्य खालीं 
जातांजातां त्याचे . हडप त्याला अवऱ्य परत द्यावें 
म्हणजे तो आपलें तें वस्र अंगावर घेऊन निज़ेल 
आणि तुझें अभोष्ट चिंतोलळ: आणि तुझा देव परमेश्वर 
- याच्या दृष्टीने ही तुझी धार्मिकता ठरेल. 


१४ तुझ्या बांधवांपेकी अथवा दे्यांतील तुझ्या 
वेशींच्या आंत राहणाऱ्या परदेशीयांपैकीं कोणी मजूर 
दीन व कंगाल असला तर त्याजवर जुलूम करूं नको; 

१५ त्याला ज्या दिवसाची मजुरी त्याच दिवशीं दे: 
कारण तो गरीब असल्यामुळें मजुरीकडे त्याचं चित्त 
लागलेलं असतें; ती सूयोस्तापलीकडे ठेवू नको, 
ठेविली तर तो तुझ्याविषयी परमेश्वराकडे गाऱ्हाणे 
करील आणि तुला पाप लागेल. 

१६ मुलांकरितां बापास जिवें मारू नये अथवा 
बापाकरितां मुलांस जिवे मारू नये; जो पाप करील 
त्यालाच त्याच्या पापास्तव जिव मारावें. 

१७ कोणा परदेशीय़ाचा अथवा अनाथाचा न्याय 
बिपरीत करू नको: कोणा विधवेचे वस्र गहाण घेऊं 
नको. १८ तूं मिसर देशांत दास होतास आणि तुझा 
देव परमेश्वर यान तुला तेथून सोडविले याचं स्मरण 
ठेव; म्हणूनच असें करण्याची मी तुला आज्ञा देत आहे. 

१९ तूं आपलें पीक कापिज्लील तेव्हां शेतांत 
एकादी पेंडी चुकून राहिटी तर ती आणण्यास परत 
जाऊं नक्रो: उपरी, अनाथ अथवा विधवा यांच्यासाठी 
ती पट्ट द, म्हणजे तुझा दव परमेश्वर तुझ्या हातच्या 
सव कामास बरकत देईल. 

- २० तू आपले जैतूनग्रक्ष झोडिशील तेव्हां एकदा 
झोडिलेली खांदी पुन्हां झोड नको; ती उपरी, अनाथ 
व विधवा यांच्यासाठीं राहावी. २१ आपल्या द्राक्ष- 
मळ्यांतलीं द्राक्षे खुडिशील तव्हां राहिलेली पुन्हां 
तोइं नको: ती उपरी, अनाथ व विधवा यांच्या- 
| साठीं राहावी. २२ . तूं मिसर देझ्ञांत दास होतासं 
|यायें स्मरण ठेव; म्हणूनच असें करण्याची मी तुला 
आज्ञा देत आहें. शि 

१ लोकांचा कांहीं. वाद उपस्थित झाला 

२९९ आणि ते न्याय मागण्यासाठी आले तर न्याया- 
धीशांनीं त्यांचा निवाडा करावा; जे निदोंषी 
असतील. त्यांस त्यांनी निदोषी ठरवावे, आणि दोषी 
| असतील त्यांस दोषी ठरवावे: २ अपराधी मनुष्य 
फटके खाण्यास लायक ठरला तर न्यायाधीशानें 


२१७ 


अ> २५:२-२९:५ 


अनुवाद 





त्याला खालीं पाडवून आपल्यासमक्ष त्याच्या अपराधा- 
प्रमाणें मोजून फटके मारबावे. ३ त्यास चाळीसपर्यंत 
फटके मारावे, अधिक मारूं नयेत; ह्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन त्याला जास्त फटके मारिळे तर तुझ्या बांधवाची 
तुश्‍्यादेखत अप्रतिष्ठा होईल. 

४ मळणी करितांना बैलास मुसकें घाढं नको. 
__ ५ भाऊभाऊ एकत्र राहत असले आणि त्यांपैकी 
एक निपुत्रिक मेला तर त्याच्या विधवेने बाहेरल्या 
कोणाशी लम करू नये; तिच्या दिराने तिजशीं 
ग्रमन करून तिला बायको करावें, व तिजशी दिराला 
अनुरूप असा धर्म आचरावा. ६ त्या स्रीस जो पहिला 
पुत्र होईल त्यानें त्या मयत झालेल्या बंधूचें नांव चालवावें 
म्हणजे  इस्राएलांतूत तो नामशेष होणार नाहीं. 
७. आपल्या भावजयीशीं लभ करण्याची त्या पुरुषाची 
इच्छा नसली तर तिनें नगराच्या. वेशीपाशीं वडील 
मंडळीकडे जाऊन म्हणावें कीं आपल्या बेधूचें नांव 
इस्राएह लोकांत चालविणारा निमोण करण्यास माझा 
दीर कबूल नाही. आणि मजशीं दिराच्या धमोनें 
बागावयाची त्याची इच्छा नाहीं. ८ मग नगरांतील 
वडील मंडळीने त्यास बोलावून आणून :समजावून 
सांगावे; तो आपलाच हेका चालवून . म्हणाला कों, 
हिजशीं लग्न करण्याची माझी . इच्छा नाहीं, ९ तर 
त्याच्या भावजयीनें वडील मंडळीदेखत त्याच्याजवळ 
येऊन त्याच्या पार्यांतलें पायतण काढावें आणि त्याच्या 
तोंडावर . थुंकून म्हणावे, जो कोणी आपल्या बंधूरचे 
घराणें चालवू इच्छीत नाहीं त्याचें याप्रमाणें करावें. 
१०. पायतण काढलेल्या . पुरुषाचें घराणें असें त्या 
पुरुषाचे नांव इत्लाएल लोकांत-पडेल. भा 

११ पुरुषपुरुष मारामारी करीत असतां. त्यांपैकीं 
एकाची - स्री त्याला मारणाऱ्याच्या . हातून सोडबिण्या- 
साठीं जबळ जाऊन व आपला हात पुढें करून त्याचें 
शुह्यांग पकडील, १२ तर त्या स्त्रीचा हात कापून 
टाकावा; तिजवर दयादृष्टि करूं नये. 

१३ तुझ्या थेलींत अधिक व उणीं अशी. दोन 


प्रमाणांचीं वजने ठेवूं नको. १४ तुझ्या घरीं अधिक व ' 


उणीं अशीं दोन प्रमाणांचीं : मापें ठेवू नको. १५ तुझी 
वजनें यथायोग्य व पुरीं असावीं, तुझीं मापें यथायोग्य 
व पुरी असावीं, म्हणजे जो देश तुझा देव परमेश्वर 
तुला देत.आहे त्यांत तू: चिरकाळ राहश्लील. १६. जे 
असलीं कामें करून अधमाने वागतात त्या सर्वाचा 
तुझा देव परमेश्वर यास वीट अहे. र 
१७ तुम्ही मिसर देशांतून बाहेर निघालां तेव्हां 
वाटेने अमालेके तुजशीं कसा वागला . याचे स्मरण 
कर; १८ वाटेने चाळून तूं दमलेळाथकलेला असतां 
त्याने देवाचें भय सोडून थकून मार्गे पडलेल्या तुझ्या 
सगळ्या लोकांवर हल्ला करून त्यांस मारिलें....१९ यास्तव 
तुझा देव . परमेश्वर जो देदा तुला वतन करून देईल 
त्यांत चोहोंकडल्या शात्रूंासून तुझा देव परमेश्वर याने 
तुला . विश्राम. - दिल्यावर . अमालेकाची. पथ्वीतलावरून 
आठवण बुजवून टाक; हें तूं विसरू नको. 
१ तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला वतन 
२्६्‌ करून देत आहे त्यांत . पोहचल्यावर तूं त्याचा 
. :__ तांबा घेऊन त्यांत बस्ती. करिशील, २ आणि 
तुझा देव परमेश्वर तुला जो देझ. देत आहे त्यांतील 
जमिनीचे हरतऱ्हेचें. प्रथम उत्पन्न  तू॑ आपल्या घरीं 
आणिशील तेव्ह. त्यांतळें कांहीं पाटींत घालून तुझा देव 
परसेश्वर यानें आपल्या नामाच्या निवासार्थ निवडि- . 
लेल्या स्थलीं घेऊन जा. ३ आणि त्या समयीं जो 
याजक असेळ...त्याच्याकडे जाऊन . त्यास येणेंप्रमाणें 
बोल; तुझा देव परमेश्वर याजपुढें मी प्रतिज्ञा करितों 
कीं परमेश्रराने आम्हांस जो देह. देण्याविषयी आमच्या 
पूवेजांशीं. .-आणभाक केली. होती. त्यांत मी येऊन 
पोहंचलों. आहे. ४ मग याजकाने. तुझ्या हातून 'ती 
पाटी घेऊन तुझा देव. परमेश्वर याच्या वेदी 
समोर ठेवावी. ५ तेव्हां तू॑आपला देव परमेश्वर 
याच्यासमक्ष असें म्हण : माझा मूळपुरुष एक 'अरामी 
मनुष्य होता; .तो. नष्ट होण्याच्या. लागास आला. तेव्हां 
तो . आपला लहानसा परिवार . घेऊन मिसर देशांत 
गेला ब तेथें उपरी म्हणून राहिला; त्याजपासून तेथें 
एक महान्‌, सामध्येवान्‌ व संख्येने मोठें असें राष्ट उत्पन्न 


२१८ 


अनुवाद . 


अ० २६५५-०२७:७ 





झाले; ६ तेथें मिसरी लोकांनीं आम्हांस बॉईट प्रकारें 
वागवून गांजिळें व आम्हांवर बिकट दास्य लादिलें 
७ पण आम्हीं आमच्या पूर्वजांचा देव. परमेश्वर -याचा 
धावा केला. तेव्हां त्याने आमची आरोळी ऐकली, 
आणि आमचें दुःख, कष्ट, व छळणूक हीं पाहिली; 
८ तेव्हां परमेश्वसनें समर्थ बाहूनें व हात उगारून 
आणि भयंकर उत्पात व चमत्कार दाखवून आम्हांस 
मिसर देशांतून बाहेर आणिलें; ९ आणि आम्हांस या 
स्थली आणून पोंचविळें व. दुघामधाचे प्रवाह ज्यांत 
वाहत आहेत असा हा देश आम्हांस दिला. १० यास्तव, 
हे परमेश्वरा, पाहा, जमिनीचा जो प्रथम उपज मला 
तूं दिला आहे तो मीं तुला आणिला आहे. मग तूं 
आपला देव . परमेश्वर याजसमोर ती पाटी ठेवून त्याला 
दंडवत घाल; ११. तुझा देव परमेश्वर ज्या उत्तमउत्तम 
वस्तु तुला व तुह्या धराण्याला देईल .त्यांचा तूं, लेवी 
व आपल्यामध्ये राहणारे परदेशीय यांजसह, आनंदानें 
उपभोग घे. 

१२ तिसरें वर्षे जें दरामांश देण्याचें वर्षे. ठरलें 
आहे त्यांत तू आपल्या उत्पन्नाचा. सगळा . दरामांश 
निराळा काढिल्यावर तो लेवी, परदेशीय, अनाथ व 
बिधवा .यांस दे म्हणजे तीं तुझ्या वेशींच्या आंत. तो 
खाऊन. तूप्त होतील; .१२ मग तूं. आपला देव परमेश्वर 


यांस. , दिल्या: .आहेत; मीं. तुह्या . कोणत्याहि आज्ञेचे 
उल्लंघले. : केळें .. नाहीं,.. ती विसरलो नाहीं 
सुतकी असतां :य़ांतली : कोणतीहि वस्तु खाल्ली नाहीं 

अश्चचि ,. अंसतां .यांतल्या कांहीं. वस्तु घरा. 

काढिल्या नाहींत; अथवा मयतांकरितां त्यांतल्या 
कांही: दिल्या:, .नाहींल;. मीं आंपला देव :परमेश्वर याचा 
- अल्द -स्मनिळा, आहेः. मी.. तुझ्या : सर्व आज्ञांप्रमाणे 
: 'खर्त्ें. आहे... १५: . आपल्या. पत्रित्त स्वगघामाहून 
झवलोकून....कर,- :आपल्या--. इत्राएल.. प्रजेस बरकत दे 
आणि. तं; आमच्या पूवेजांशी- प्रतिज्ञा. केल्याप्रमाणे जो 


निनित 


देश तू आम्हांस दिला आहे त्या ह्या दुधामधाचे प्रवाह 
वाहणाऱ्या देशास बरकत दे 
१६. हे विधि व नियम तू पाळावे अश्शी आज्ञा 
आज तुझा देव परमेश्वर तुला. करीत आहे म्हणून त. 
जिवेंभावे. हे मान्य करून पाळ. १७ परमेश्वर हा 
आपला देव आहे अशी प्रतिज्ञा करून तूं आज वचन 
दिलें आहे कीं तुझ्या मार्गानें मी चालेन, तुझे विधि, 
आज्ञा व नियम पाळीन आणि तुझा शब्द मानीन; 
१८ आणि पंरमेश्वरानेहि आज प्रतिज्ञापूर्वेक तुला 
सांगितलें आहे कीं तुला पूर्वी: वचन दिल्याप्रमार्णे तूं 
माझी खास प्रजा झाला आहेस, तू. माझ्या सवे आज्ञा 
पाळाव्या, १९ म्हणजे निर्माण केलेल्या सवव ठोकां- 
कडून तुला प्रशंसा, नांवलौकिक आणि" - सन्मान या 
बाबतींत मी श्रेष्ठ करीन आणि माझ्या म्हणण्या- 
प्रमाणे तू परमेश्वर आपला देव . याची पनित्र . प्रजा 
होऊन राहशील. 
१ भग इंखाएलाच्या वडील जनांसह मोशार्ने 
२७ लोकांस आज्ञा' केली कीं, जें धर्मशाल्ञ मी 
आज तुम्हांस लावून देत आहें तें सवे पाळा. 
२ .तुझा देव परमेश्वर तुला देत आहे त्या देशांत 
यादेन उतरून जाऊन तूं पोहंचश्ील- तेव्हां मोठे घोडे . 
उभे कर, त्यांवर चुन्याचा लेपं कर; २३ आणि तूं नदी 
उतरून जाज्लील तेव्हां त्या धोंब्यांवर 'घर्मशासत्राची हीं 
सवे वचनें लिहून काढ, म्हणजे जो देश तुझ्या पूर्वजांचा 
देव परमेश्वर आपल्या वचनास अनुसरून तुला देत... 
आहेः व ज्यांत दुधामधाचे प्रवाह वाहत आहेत. त्या 
देशांत तुझा. प्रवेश होईल. ४ जे धोंडे उभे करण्या- 


' विषयीं मीं . आज. तुम्हांस आज्ञा दिली आहे.ते. तुम्हीं 


यार्देन उतरून गेल्यावर एबाल डोंगरावर उभे करावे वे 
त्यांवर चुना लेपावा; ५ आणि तेथेंच आपंला.:देड. 
परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ- घोंब्यांची एक वेदी बांध; तिला 
कोणतेंहि लोखंडी. . हत्यार: लावूं नको... ६ तू. आपला 
देव परमेश्वर . याच्याप्रीत्यर्थ न. घडलेल्या धोंब्यांची जेदी 
औंधून तीवर तुझा देव. परमेश्वर याजसमोर होम- 
बलीर्ची: अर्पणे कर. . ७ तेथें शांत्यपेणांचे यज्ञ. करून 


२१५ 


अ० २९७७०७-२८५११ 


भोजन कर आणि आपला देवे. परमेश्वर याच्यासमोर 
उत्सव कर. ८ त्या थोंब्यांवर धर्मशात्राचीं सवे वचनें 
चांगलीं स्पष्ट लिहून काढ. 


: ९ मग मोशे आणि लेवीय याजक यांनीं सवे इस्राएल । 


लोकांस म्हटलें, हे इस्राएला, स्तब्ध राहून ऐकून 
घे; तू आंज आपला देव' परमेश्वर याची प्रजा झाला 
आहेस; १० म्हणून. आपला :देव 'परमेश्वर याचें. वचन 
पाळ आणि ज्या आज्ञा व जे विधि आज मी तुला 
सांगत आहें त्यांप्रमाणें वाग. 

११”मग .त्याच दिवशीं मोझानेंः लोकांस बजावून 
सांगितळें. कीं. :१२ तुम्ढी. यादेनन उतरून जाल तेव्हां 
शिमोन, लेवी, यहूदा, . इस्साखार,- योसेफ व बन्यामीन 
यांनीं गरिज्ञीम पववतावर उभें राहून लोकांस आझी- 
वैचनें.. ऐकवांवी; १३ आणि - रऊबेन, गाद, 'आज्ेर, 
जबुलून, दान “आणि नफताली यांनीं एबाल पवैतावर 
उर्भे राहून शापवचने उच्चारावी. १४ तेव्हां लेव्यांनीं 
सर्वे इस्लाएल लोकांस पुढीलप्रमाणें दीघ स्वराने म्हणावें: _ 

१५.जो कोणी परमेश्वरास वीट आणणारी: कोरीच 


अथवा ओोतींव: मूर्ति. कारागिराकडून करवून | 


शुष्त : रीतीर्ने त्थापना. करितो तो शापित होय; तेव्हां 
सर्व लोक्रांनी आमेन म्हणावें. 
: '१६ जो आपल्या चित्यास अथवा मातेस तुच्छ मानितो 
तो शापित होय; तेव्हां सवे लोकांनीं आमेन म्हणावें. 
. :: १७ जो आपल्या शेजाऱ्याच्या जेताची मेर ढळवितो 
तो शापित होय; तेव्हां सवे लोकांनीं आमेन म्हणावें 
१८ जो अंधळ्यास वाटेवरून बहकवितो तो शाधित 
होय; तेव्हां सवे लोकांनीं आमेन म्हणावें 
१९ जो परदेशीय, अनाथ व . विधवा यींचा न्याय 
बिपरीत' करितो तो झ्ापित होय; तेव्हां सर्वे लोकांनीं 
आमेन म्हंगावें जाट 
२० जो आपल्या सावत्र: मातेशीं .गमन करितो'-ततो 
आपल्या . पित्याचाः पदर . उघडा करितो म्हणून तो 
शापित होथ; तेव्हां सर्व लोकांनीं आमेन म्हणावें... - : 
२१ जों कोणी. कोणत्याहि" पश्रबरोबर गमन करितों 
तो झापित होय; तेव्हा सवे लोकांनीं आमेन म्हणावे: 


“-:३२ जोः आपल्या सखूल्यां अथवा. सांवंत्र बहिणीशी 
गमंनं करितो. तो :झापित .होय; तेव्हां सवे लोकांनीं 
अमिन म्हणावें वि 
२३ जो आपल्या सासूशीं गमन करितो तो शापित 
होय; तेव्हां सवे लोकांनीं आमेन म्हणावें. 
२४ जो ग्रुप्तपर्णे आपल्या रोजाऱ्यासं' ठार मारितो 
तो झ्ञापित होय; तेव्हा सवे लोकांनीं आमेन म्हणावे. 
२५ जो लांच. घेऊन निर्दोष पुरुषास ठार भारितो 
तो शापित होय; तेव्हां सवे लोकांनीं आमेन म्हणावें. 
- २६ जो हीं धर्मशार्रची वचने भान्य करून तीं 
आचरणांन आणीत नाहीं.. तो. शापित. होय; तेव्हां 
सर्व लोकांनीं आमेन म्हणावें. 

* १ तुझा देव 'पंरमेंथर याची वाणी तूं लक्ष- 
शट पूर्वक ऐकक्लीलठ' आणि ज्या ह्या सव॑-आज्ञा आज 
“मी सुला निवेदन करीत आहें त्या मोन्य करून 
पाळिश्ील तंर”तो पृथ्वीवरील सवे* रा्राहून' तुला ' उच्च 
करील; २ तू आपला देव पेरमेश्रर याची वाणी 
ऐकशील तर “हीं सर्व ' वरदान तुंजकडे' 'घाव घेऊन 
तुला प्राप्त होतील.'' ३ नगरांत तू धन्य ' होशीलं 
देतापोतांत तूं* धन्य होशील. ४ तुझें संतान, तुझ्या 
भूमीचे उत्पन्न, तुझी. गुरेंढोरें व तुझी शेरडेमेंढरें 
यांचे 'बत्स धन्य होतील. “ 'तुझी टोपली 'व॑काथवटं 
ह्या धन्य होतील. तुझें येणेंजाणे  घन्य होईल. 
ऊ तुझ्यावर * चढाई करून येणारे, तुझ दाव भोर 
खातील; ते एका वॉटेनं तुजवर चढाई कॅरितील पण 
तुश्‍्यापुढन- सोते. वाटांनी पर्ळून जातील. अंसे'>परमेश्वर . 
घडवून आणॉर्ले: ८ तुझ्या धान्याच्येकोठारांस चे.ज्या 
ज्या कांमास बँ हात घोलिशील- त्या सर्वात बेरंकतं 
येईसें परमेश्रवर* करील; “तुझा. देवं. परमेंश्रर' जो देशे 
तुला देत. आहे त्यांत तो. तुझें कल्याण करील. २९ तू 


आपला देवःपंरसेश्वेर यांच्या आज्ञा 'पाकूने' त्यांच्या मार्गाने . . 


आलंशींल तरं तो आपल्या प्रतिज्ञेस असुसरून तुला . 
आफ्ली पवित्र ग्रजी करूनः स्थिर ठेवील १० .पॅरमेश्वराचें, 
नाम तुला दिळे“ आहे. हें एथ्वीवरील: राष्ट्रेःपाहतील तेव्हां 


| त्यांना तुझा धाक वाटेल; १११ आणि जों. देश तुला देण्या- 


२२९० 


अनुवाद 


अ० ९८:११-३५ 





विषयीं परमेश्वराने तुझ्या पूर्वजांशी आणभाक केली 
त्यांत तुझें संतांम, तुझ्या गुरांढोरांचे. वत्स व तुत्त्या 
भूमीचा उपज यांची अभिव्रृद्धि करून तुर्झे तो कल्याण 
करील: १२ परमेश्वर तुझ्यासाठी आपलें उत्तम भांडार 
जें. आकाश तें खुले करून तुझ्या भूमीवर -योग्य क्तूंत 
पजन्यश्रष्ि करील, तुझ्य़ा हातच्या सवे कामास बरकत 
देईल; तू. बहुत. राष्ट्रांस क्रण: देशील पण तुला कोणा- 
पासून कण . ध्यावे लागणार  नाहीं,-.१२ परमेश्वर तुला 
पुच्छ नव्हे तर मस्तक करील; तूं खालीं नव्हे. तर 
वर राहशील; तुझा देव परमेश्वर याच्या ज्या आह्ञा 
मी. आज : तुला निवेदन केल्या त्य़ा. चित्त देऊन 
ऐकशील. 'व. मान्य करून पाळिशील, १४ आणि 
ज्या वचनांविषयीं .मी . तुला आज आज्ञा करीत आहें 
त्यांपासून .उजबीडावीकडे वळून अत्य देवांच्या मागें 
लागणार. :नाहींस व त्यांची र्भाक्त करणार नाहींस 
तर असें घडेल न 
१५ उलट पक्षी तूं आपला देव परमेश्वर याचें ऐकणार 
- नांहौंस आणि त्याच्या ज्या सव आहा. व बिभि हीं पाळण्या- 
येवयी मी ओज तुला सांगत आहे ती मान्य करून 
पाळणार नाहींस तर हे सर्व पुढील ' शाप तुजवर 
येऊन तुला गांठितील. १६ नगरांत ब॑ .'शेतापोतांत 
हुला शाप लागले. १७. तुझ्ती टोपली ब॑ काथषट याला 
शोप लागेल. १८. तुझें. संतॉन, तुझ्या भूमीया उपज 
तुझी गुरेढोरे ब. शेरडेंमेंदरे यांचे बंत्स: ग्रांस शाप 
हागेल. १९ तुझ्या येण्यांजाण्यास शाप लागेल. ९० तू 
“ परमेश्वराचा 'त्माग करून दुष्कर्म केल्यामुळें ज्या ज्या 
कामास हाते धालिझीलछ त्यांत परमेश्वर “तुळा शाप 
_ देइल, तुला घाबरे करील, तुलाः शासन करील, तें 
इतके की तुझा नाशे होऊन तू त्वरिते. नष्ट होशीलं. 


रेव. जो. देहा मॅन 'केरनं प्यांबयासे तूं जाते आहेत 


तेथ "तू सूळ नध होईपवीत मेरी. तुला बिलगून राहीरे 
_- . अभ परमेश्रेर करील ४९ क्षयरोग ज्वर, दाह; 

' जेळाट, तरवार, झंळई, भेरड द्यांच्यागोंगेः परमेश्रर तुझा 
;_ औहार करील भोणि *तुझी*संमूळ नाश होपपर्यंत हीं तुका 


._ जिळ पुरविगीले. '२३- तुया शिरावर आकांश पितळे- । होझील 


२९१ 


5) 


सारखें व तुझ्या पायांखालीं एथ्वी लोखंडासारखी 
होईल. २४ परमेश्वर तुझ्या देशावर पजन्याच्या ऐवजीं 
वाळूची व धुळीची वृष्टि करील; त्यांचा व्षीव आकाशांतून 
होऊन अंतीं तुझा समूळ . नाश होईल. २५ : परमेश्वर 
दातूंकडून तुझा मोड करवील; तूं एका वाटेनें त्यांशीं 

सामना करिशील. पण सात. वाटांनी. तूं त्य़ांच्या- 
पुहुन पलायन करिशील आणि प्रथ्वीवरील सर्व राष्ट्रास 
राष्ट्रातन 'भटकतः फिरशील. २६ तुझी मढी अंत- 
राळांतील. सर्वे पक्ष्यांस व पथ्वीबरल्या ' सर्व पद्चंस 
भक्ष्य होतील..व. त्यांस. कोणी हाकून देणार नाहीं. 

२७ परमेश्वर तुला मिसर देशांतील गळवें,. मूळव्याध, 

खवडे व खरूज यांची अश्ी पीडा लावील कीं. तूं 
बरा व्हावयाचा नाहींस. २९८ परमेश्वर, तुला. वेडा ब 
अंधळा करील, आणि. तुझें. मन .अतिशयित घाबरेल;. 
२९ अंधळा जसां अंधारांत चांचपडतो .तसा. तू. भर- 
दुपारी” चाचपडत फिरशील; तुझें -कोणतेंहि.- कॉम 
सफल व्हावयाचे नाहीं. . तुझी : एकसारखी - छळणूकः 
होईल व तुझी नागवण होईल;. तुझा कोणी बचाव, 
करणार नाहीं. :३१० तू खला मागणी धालिझील . पण. 
दुसरा “तिचा. उपभोग घेहल; तूं. धर वांधिक्षील पण 

त्यांत बस्ती करणार नाहींस; तं. द्राक्षांचा मळा. लाषिशील 

पण त्माचे फळ तुला मिळणार नाहीं. ३१ तुत्त्मादेखतः 

बैल कांपितील पण त्याचें मांस तुला खागयास 

मिळाबयाचें नाहीं, तुत््यासमक्ष. तुझे गाढव. हरण, 
करित्तीळ, पण तुला. पुनः ते परत, मिळाशयाचें. माही; 
तुझी: ऐेरडेमेंढरे तुझ्या हात्रूंच्या हाती :लागतील, .'पण 

त्यांस. कोणी सोडविणार नाहीं. २२ तुझे पुत्र व कल्या 
दुसऱ्या 'देशच्या लोकांच्या हाती लागतील आणि तुझें: . 
डोळे: दिवसभर :त्यांची मागीप्रतीक्षा करितोकरिला. .भकून . 
१३ तुझ्या भूमीचा. उपज व तुझे सर्द प्रमफळ तुला. . 
अपरिवित अशा. देशचे लोक खाऊन टाकितील; तुझी: - 
निरंतर! छळणूक होऊन तुझा. चुराढा होईल; रेकर्तू. 

आपल्या. डोळ्यांनी ह्या. गोष्टी पाहून पाहून वेढा: 

३५ परमेश्वर तुझ्या गुढ॒म्यांस, तंगर्यांस, 


अ० २८२५-५९ 


अनुवाद 





किंबहुना तळव्यापासून . मस्तकापर्यंत असाध्य फोड 
उत्पन्न करून तुला पीडा देईल. ३६ तुला अथवा 
तुझ्या पूर्वजांस अपरिचित अल्ला एका राष्ट्राकडे परमेश्वर 
तुला व तूं आपल्यावर नेमिलेल्या राजाला नेईल, आणि 
तेथें तू काष्रपाषाणाच्या अन्य देवांची भक्ति करिशील; 
३७ आणि ज्या ज्या लोकांमध्यें परमेश्रर तुला नेईल 
त्या त्या सर्वांस तू विस्मयाचा, दाखल्याचा व उपहासाचा 
विषय होशील. ३८ तूं शेतांत बहुत बीं घेऊन जाशील 
पण थोडेंच मळिज्ञील, कारण टोळ :तें खाऊन टाकितील. 
३९ तूं द्राक्षमळे लावून त्यांची मज्ञागत करिश्ील; 
पण. तुला द्राक्षारस प्यावयास मिळावयाचा. नाहीं अथवा 
द्राक्षेंहि साठविण्यास मिळावय़ाची नाहोंत, कारण कीड 
ती खाऊन टाकील. ४० तुइ॒ग्रा सर्व मुलखांत जैतून- 
वृक्ष होतील पण त्यांचें तेल तुला अभ्यंग करावय़ांस 
मिळावयाचें नाहीं; कारण त्यांचीं फळें गळून पडतील. 
४१ तुला पुजन व कन्या होतील पण तीं तुला लाभणार 
नाहींत; कारण. तीं. पाडाव होतील. ४२ तुझे सर्व क्ष 
आणि तुझ्या भूमीचा सर्वे उपज, यांवर टोळधाड 
येडेल. ४३ तुझ्यामध्ये राहणारा परदेशीय तुझ्याहून 
उन्नत होत जाईल; पण तू अवनत होत जाशील. 
४४ तो तुला कुण देईल, तुला त्यास करुण देतां 
यावयाचें नाहीं; तो शीर. होईल व त्त पुच्छ होशील. 
४५ हीं सवे अरिष्टे तुजवर येऊन पडतील, तीं तुझा. पिच्छा 
पुरबितील; तुलां ग्रांठितील व अखेरीस तुझा निःपात 


करितील, कारण तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तूं 
॥ती देखील:-आपला. प्राशप्रिय पति, पुत्न व कन्या, 


ऐकली नाही. व. त्याने दिलेल्या आज्ञा व विधि. मान्य 
करून तूं पाळिल्या. नाहीं. . ४६ तुझ्यावर व तुझ्या 
संततीवर ही अरिटरे. निरंतरची येऊन चिन्हादाखल व 
बिस्मभादालल होतील; ४७ कारण सर्व गोष्टींची -बिपुलता 
असतांना तूं आनंदानें. व हर्षाने आपला देव परमेश्वर 
याची भक्ति केली नाहीं; ४८. म्हणून तूं भुकेला, 
तान्हेला, ' नम आणि सर्वे बाबतींत मरजवंत - असा 
होऊन, ज्या तुझ्या . शतरूंस.. परमेश्वर: तुजवर. पाठवील 
त्यांचें तुला दात्य करावे लारोल; तुझा निःपात होई- 
पर्यंत तो तुझ्या मानेवर लोखंडी जूं ठेवील. ४९ दुरून, 





पृथ्वीच्या दिगंताहून गरुडाप्रमार्णे झडप घालणारे असें 
राष्ट्र परमेश्रर तुजवर आणील; आणि त्याची. भाषा 
तुला समजावयाची नाहीं; ५० त्या लोकांची मुद्रा 
उग्र. असेल, ते वृद्धांचा आदर करावयाचे नाहींत 
कीं बालकांवर दया करावयाचे नाहींत; ५१ तुझ्या 
जनावरांचे वत्स आणि तुझ्या भूमीचा उपज ते अगदीं 
खाऊन .टाकून' तुझा संहार . करितील; अन्न, नवा 
द्राक्षारस, तल, वासरे, कोकरें हीं कांहींच . तुला राहूं 
न देतां ते तुझा नाश करितील; ५२ तुझा देव परमेश्वर 
यानें तुला दिलेल्या देशाच्या सर्वे वेशींच्या आंत. तुला 
ते घेरून टाकितील; ज्यांवर तूं मिंस्त ठेवणार ते तुझ्या 
देशांतील सर्वे उंचउंच व मजबूत 'तट. पाहून टाकी- 
पश्नत तुला तुझ्या सरव वेशींच्या आंत. ते कोंडितील. 
५३ तुला वेढा पडला असतां व शत्रूने तुळा पेंचांत 
धरिले. असतां तुझा देव परमेश्वर यानें तुझ्या पोटीं 
दिलेले पुत्र व कन्या यांचें मांस तूं खाशील. ५४ तुझ्यां- 
तला जो पुरुष कोमल. व अति सुकुमार. असेल त्याची- 
देखील आपल्या. बांधवांवर, . प्राणभ्रियेवर -व आपलीं 
वांचून राहिलेलीं. अपत्ये यांजवर निष्ठुर दृष्टि होईल. 
५५ तो आपल्या अपत्याचे मांस. . खाईल; तें 
त्यांतल्या कोणास देणार नाहीं; कारण: त्यालाच कांहीं 
उरावयाचें नाही, असा प्रसंग येईल; '५६ आणि 
तुझ्यांतीलू-. एकादी खी अज्ञी- कोमल व सुकुमार असली 
कीं : ती ' आपल्या कोमलपणासुळें व. सुकुमारपणासुळें 
जमिनीला : आपल्या . पायाचा -तळवा लावावयास मिईल 


७५७. आपल्या प्रोट्चा सोळा, आपणास झालेलीं मुठे 


] यांजकडे निष्ठुर, दृष्टि. करील; . कारण त्रेढा पडल्यामुळें 


तुझ्या. :डाक्रूने तुळा तुझ्या ... वेशीच्या . आंतर कोंहून 


-मोठ्या 'पेंचांत *धरिल्यामुळें व...सवे वस्तूंची तिला वाण 


प्रडल्यामुळें. ती --मुप्तपर्णे. :आपलीं :-अपत्ये. भक्षील, 
परमेश्वर: तुझा देव याच्या प्रतापी व. भययोग्य 
नामाचे. भय:- बाळगावे. म्हणून या प्रंथांत.: जी नियम- 
शश्राची वंचनें:;लिहिलीं आहेत... तीं - मान्य. करून तं. 
पाळणार नाहींस -५९. तह :प्रमेश्वर तुला. -व तुझ्या 


२२२ 


अनुवाद 


अ० २९८:५२९-२५९:१३ 





बंशजांस विलक्षण रोग लावील व . दीर्घकाळ राहणाऱ्या 
व्याधि आणि दीर्धकाळ राहणारे विकार तुला जडवील. 
६० सिसंरांतील- ज्या व्याधोंविषयीं तुला भीति वाटत 
असे त्या सवे तो तुला पुनः लावील आणि त्यां तुला 
बिलगून राहतील. ६१-जे सोगंवं ज्या व्याधि या धर्म- 
झाक्तग्रंथांत लिहिल्या नाहींत . त्यांहि परमेश्वर: तुला 
लावील व शेवटीं तुझा निःपात होईल. ६२. तूं आपला 
देव. परमेश्रर याची वाणी ऐकली नाहीं. तर आकाडां- 
तील तार्‍्यांप्रमांणें तुम्ही अगण्य असलां तरी तुमची 
संख्या अल्प होईल. ६३ तुमचे बरें करावें आणि 
तुमची संग्व्या वाढवावी यांत सांप्रत जसा परमेश्वरास 
आनंदे होत आहे. तसाच आनेद तुमचा नाठ व 
निःपात करण्यांत वाटेल; आणि. ज्या भूमीचे वतन 
पावण्यास तुम्ही जात आहां तेथून तुमचं उच्चाटन 
होईल. ६४ प्रथ्वीच्या या टोंकापासून त्या टोंकापर्यंत, 
देशोदेशींच्या लोकांम्ये परमेश्वर तुमची पांगापांग 
करील, आणि तेथें राहून तुला आणि तुझ्या पूरवंजांस 
अपरिचित अशा काष्टपाषाणमय अन्य देवांची भक्ति तूं 
शरेशील: ६५ त्या राष्ट्रांत तुला स्वास्थ्य प्राप्त व्हाव- 
याचें नाहीं; तुझ्या . पायांच्या तळव्यांस .आधार मिळा- 
वयाचा नाहीं; तर. तेथें तुझें हृदय थरथर क्रांपत 
राहील; तुझे नेत्र निस्तेज होतील व तुझा जीव झुरत 
राहील, असें परमेश्वर करील; तुझ्य़ा जीविताचा 
तुला नेहमीं संदेह वाटेल; तूं रात्रंदिवस थरथर . कांपत 
राहशील; तुला : आपल्या 'जीविताची कांहीं शाश्वती 
वाटावयाची नाहीं; ६७ तुझ्य़ा मनास जी धास्ती. वाटेल 
आणि तुझ्या ' नेत्रांना जें: दिसेल त्यामुळें तूं -सकाळीं 
म्हणशील, संध्याकाळ होईल: तर किती बरें! आणि 
संध्याकाळीं त॑म्टणशीले, सकाळ होईल. तर किती 
बरें! ६८ जो मार्ग 'पुनः तुझ्या दृष्टीस पडावयाचा 
नाहीं असें मी म्हणालो आहे लाच मार्गाने परमेश्वर 
तुला परत नेऊन जहाजांत घालून मिसर देशांत 
पुनः नेईल; तेथे . तुम्ही : आपल्या रात्रूंचे दास व 
दासी होण्यासाठीं स्वतांची बिक्री. करूं पाहाल, पण 
कोणी तुम्हांस विकत घेणार नाहीं 


८६ 
९” 


१ होरेबांत जो करार परमेश्वराने इस्राएल 

२९ लोकांशीं केला होता त्याखेरीज मवाब देशांत 

त्यांच्याशी जो करार करण्याची परमेश्वराने 
मोशाला आक्ञा दिठी होती त्या कराराची वचनं हीं: 

२ मोशाने इस्राएल लोकांस बोलावून सांगितलें, 
परमेश्वरानं मिसर दांत तुम्दांसमक्ष फारो व त्याचे 
सर्व सेवक व त्याचा अवघा देळा यांत जें कांहीं केटें 
तें सव तुम्ही पाहिलंच आहे; २ म्हणजे तुम्ही आपल्या 
डोळ्यांनी जे मोठे मोह लागलेले पाहिले ते चिन्हें 
व मोठे चमत्कार; ४ पण परमेश्रराने तुम्हांस समजा-्‌ 
वयाला बुद्धि, पाहावयाला डोळे, ' ऐकावयाला कान 
आजपरयेत दिले नाहींत. '» मी तुम्हांस चाळीस वषें 
रानांतून फिरविले: इतक्या अवधींत तुमचीं वस्त्रें जीर्ण 
झोलीं . नोहींत किंवा तुमच्या . पायांतील पायतणे 
झिजलीं' नाहींत. ६ तुम्हांस खावयास भाकर मिळाली 
नाहीं, प्यावयास द्राक्षारस मिळाला नाहीं किंवा मद्य 
मिळालें नाहीं; असा मी परमेश्वर तुमचा देव आहे, हें 
तुम्हांस कळावें ग्हणून हें मीं केलं. ७ तुम्ही या स्थानीं 
आलां तेव्हां हेशबोनचा राजा सीहोन आणि बाहानाचा 
रांजा ओग हे : आपणांबरोबर सामना करण्यास 
निघाले तेव्हां आपण त्यांचा मोड केला; ८ आणि 
त्यांचा देडा घेऊन रऊबेनी, गादी आणि मनश्झाचा 
अर्धा वंश यांस वतन क्ररून दिला. ९. तुम्ही कांहीं 
कराल त्यांत तुम्हांस यशःप्राप्तीची अपेक्षा असेल तर 
ह्या कराराची वचने पाळा. . :: 

१० तुम्ही सगळे आपला. देव परमेश्वर यांजसमोर 
आजे उभे राहिलां आहां; तुमचे सरदार, तुमचे वंश, 
तुमचे वडील: जन: आणि तुमेचे नायक' असे सवे 
इख्राएद लोक, ११ तुमची मुलेंबाळें; तुमच्या स्रिया, 
लाकूडतोच्यापासून पाण्यापर्यंत. तुमच्या. छावणींतले 
सवे इस्राएल लोक हे सगळे तुम्ही आज याकरितां उभे 
आहां कीं १२ जो करार तुझा देव परमेश्रर आज 
तुजशीं करीत आहे व जी आणभाक आज तुला देत 
आहे तींत तूं सामील व्हावें; १३. आणि त्यानें तुला 
दिलेलं वचन आणि तुझे पुर्वज अब्राहाम, इसहाक व 


२२२ 


अ० २९९४१२-३०:६ 


अनुवाद 





याकोब . यांशी केलेली आणभाकर यांस अनुसरून तुला 
आज आपली प्रजा ठरवावे आणि त्यानें तुझा देव 
व्हावे. १५४ हा करार व ही आणभाक केवळ तुम्हां- 
शींच मी करितो असें नाहीं, १५ तर आपला देव 
परमेश्रर याजसमोर जे हे आज येर्थे उभे आहेत 
आणि जे आज येथें हजर नाहींत त्यांजशीहि ती मो 
करितों. १५६ तुम्हांस ठाऊकच आहे. को. आपण मिसर 
देशांत राहत होतो. आणि वाटेनं निरनिराळ्य़ा 
राष्ट्रांतून येत होतों: १७ तव्हां त्यांच्या काष्टपापाणाच्या 
व सोन्यार्प्याच्या मूर्त ह्या अमंगळ वस्तु तुम्ही 
पाहिल्या; १८ क्रोण जाणे तुमच्या लोकांत कोणी पुरुष, 
स्री, कुदुंब अथवा वंश असा असेल कीं ज्याचें हृदय 
आज आपला दव परमेश्वर याजपासून पराग्रृत्त होऊन 
त्या राष्ट्रांच्या दवाकडे लागेल, आणि तुमच्यामध्ये असें 
एकादे मूळ असेळ क्री ज्यास विपत्रद्री अथवा कडू 
दवणा फुटेल; १९ असलें मूळ हॉ ज्ापवचने ऐकून 
आपल्या मनाला असा धीर ढेईल कीं जरी मी आपल्या 
मनाच्या हत्यप्रमाणें वागलो तरी माझे कुशलच होईल, 
पण त्याच्यासुळे सगळ्या बागाग्ती व जिरायती 
जमिनीचा नाश होणार. २० परमेश्वर त्याची क्षमा 
करणार नाहीं; तर त्याचा क्रोप व त्याची प्या असल्या 
मनुष्यावर धुमसेल; य़ा प्रंथांत लिहिलेले सब झाप 
त्याजवर येऊन पडतील: आणि पररमेश्रर या. भूतला- 
बरून त्याचें नांव बुजवून टाकील. २१ धर्मशाखाच्या 
ह्या पुस्लकांत जो करार ठिहिलेला. आहे त्यांतील सर्व 
शापवसनांस अनुसरून परमेश्वर त्यास इत्रा[ळ लोकांच्या 
सव वेशांतून वेगळें करुन त्यांची हानि करील. 
२२ पुहीळ पिढीतील तुमंच्यानंतर होणारी सुले 
आणि दूर देशांहून आलेले परके लोक त्या देशाची 
विषति आणि यांत परमेश्वराने पसरिलेले रोग 
पाहतील: २३ आणि हा सर्ब देश गेधक व खार 
यांनी भरून इतका जळून गेला आहे की, येथें कांडी 
पेरणीकापणी होत नाही; येर्थे गवत उगवत नाहीं, 
तर परमेश्वराने क्रोपायमान व क्रोधयुक्त होऊन मदोम, 
गमोरा, अद्‌्मा ष सबोयिम यांचा विध्वंस केला तसा 


"आपल्या 


यांचा झाला आहे, हँ. पाहतील; २४ तेव्हां तीं, किंब- 
हुना इतर सर्व राख्रंतले लोक विचारतील, परमेश्वराने 
या देह्याचं असें कां केलें. आहे? एवढा यावर कोप 
भडकविण्याचं कारण क्राय £ .२५ तेव्हां लोक उत्तर 
देतील क्रीं यांना पूर्वजांचा देव परमेश्वर यानें मिसर 
दृज्ांतून यांस काढून आणिले त्या समयी यांच्याशी 
जो करार केला होता तो य'नीं मोडिला; २५ व 
ज्याविषयी हे अपरिचित होत व जे परमेश्वराने यांस 
दिले नव्हत असल्या अन्य देवांचे यांनीं भजनपूजन 
केले: २० यास्तव परमेश्वराचा कोप या. देशावर 
भडकून त्यानें य़ा ग्रेथांत लिहिलेले सव आप श्रांजवर 
आणिले: २८ परमश्वरानं कोघ, संताप ब नदाकोप 
ह्यांच्यायोगे यांचं य्रांच्या देशांतून उच्चाटन केळे ब दुसर्‍या 
दहांत फेकून दिल हें आजञ विदितच आहे, २५. गुपत 
गोष्ट आमचा देव परमेश्रर याच्या आहेत. पण प्रगट 
केलेल्या गोष्टी आपल्य़ा ब आपल्या वंशजांच्या 
निर्रंतरच्या आहेत: याचा हेतु हा कॉ श्या घर्मशासत्राची 
सय वचने आपण पाळावी. 
१ हीं आशीवचनं ब गापवचने तुझ्यापुढे 
- ७ मांडिली आहेत ती तुला प्रांत होतील, आणि 
ज्या ज्या राष्ट्रांत परमेश्वर तुझा देख तुला धालवून 
डेडेल तथे तृ य़ा गाींचे स्मरण करिशील, २ आणि तूं 
मुलांबाळांसह जिबेंभावे. आपला ठेव 
परमेश्वर याजकडे बळक्ील आणि जे जें आज मी तुला 
सांगत आहे. तदनुसार त्याची बाणी भेकशील, > लव्ह 
तुझ्ता दव परमेश्रर तुझे दास्य नित्रारील आणि तुजवर 
दम्ना करून जया संत्र लोकांत त्यांने तुझो. पांगापांग 
केली असेल तेथून तुला पुनः एकवद करील, ३ तुझे 
परागंदा झालि. लोक 'दिगंतापर्यंत विखरले तरी 
तथून तुझा देव परमेश्वर तुला एकवट क्ररून परत 
आणील: '« तुझे पूवज ज्या देगच क्‍तनदार. होत 
त्यांत तुझा ढब परमेश्रर तुला आणील आणि तूं त्याचा 
वतनदार होशील: तो तुझे कल्याण करोल आणि 
तुझ्या प्वर्जापेक्षांहि तुला बहुगुणित करील. : तुझ्ता 
दव परमेश्रर तुत्या हृदयाची ब॒तुझ्त्या वेशजांच्या 


२२४. 


अनुवाद 


हृदयाची सुंता करील, आणि तूं आपल्या जीवनार्थ 
आपला देव. परमेश्वर याजवर जिवेंभावें प्रेम करिशील. 
७ तुझा देव परमेश्वर हे सवे शाप तुझ्या शत्रूंवर 
: व जे तुझा छळ करणारे तुझा विरोध करितील 
त्यांजवर आणील. ८ तूं वळून परमेश्वराची वाणी 
ऐकशील आणि ज्या आज्ञा मी आज तुला सांगत आहें 
त्या सवे पाळिशील. ९ तुझें कल्याण व्हावें म्हणून 
परमेश्वर तुझा देव तुझ्या हातचें सवे काम, तुझी 
संतति, तुझ्या गुरांढोरांचे वत्स व तुझ्या भूमीचा 
उपज यासंबंधाने तुझी . सस्रद्धि करील; परमेश्वर जसा 
तुझ्या पूर्वेजांवर प्रसन्न होता तसा तुझ्या कल्याणार्थ 
सुजबरहि प्रसन्न होईल; १० तू आपला देव परमेश्वर 
याची वाणी. ऐकून. ह्या धर्मशात्रांत लिहिलेल्या आज्ञा 
ब॒विधि पाळिज्ील आणि आपला देव परमेश्वर 
याजकडे जिवेंभावें वळझीलळ तर असें होईल. 

११ जें हें घर्मशात्र मी तुला आज देत आहें तें 
सुला. अगम्य नाहीं, तुजपासून दूर नाही. १२ तें 
स्वर्गीत नाहीं कीं तूं म्हणावें आम्ही तें पाळावे म्हणून 
आमच्यासाठी स्वर्गात चहून जाऊन कोण तें आमच्या- 
कडे आणील आणि तें. आम्हांस ऐकवील १ १३ तें 
ससुद्रापलीकडे नाहीं की तूं म्हणावे, आम्हीं तें ऐकून 
थाळावें म्हणून आमच्यासाठी ससुद्रापलीकडे जाऊन 
तें. आमच्याकडे कोण आणील आणि आम्हांस तें 
ऐकवील १ १४ हें. वचन तर तुझ्या अगदीं समीप, 
तुत््या सुखी, तुझ्या चित्ती. आहे; म्हणून तुला 
त्याप्रमाणें चालतां येईल. 

१५ पाहा, जीवन व मरण, हानि व लाभ हीं आज 
मीं तुजपुढें ठेविली आहेत; १६ मीं तुला आज्ञा करीत 
आहें कीं तू आपला देव परमेश्वर याजवर प्रेम कर, 
त्याच्या मार्गौनी कल. आणि त्याच्या आक्ञा, 
विधि .व नियम हीं पाळ, म्हणजे तूं जिवंत राहून 

: बहुयुणित होशील आणि ज्या. देशचे वतन करून 


घेण्यास तूं जात आहेस तेथें तुझा देव परमेश्वर तुझें 


कल्याण करीठ; १७. पण तुझें मन फिरून तूं ऐकले 
नाही आणि बहकून अन्य देवांचे भजनपूजन केलें, 
१५ । 


२२५ 


अ> १०५६-दे१$८ 


१८ तर मी तुला आज बजावून सांगतों कीं 
तुझा खात्रीनें नाह होईल; यादेन उतरून जो देश तूं 
वतन करून घेण्यास जात आहेस तेर्थे तू चिरकाळ 
राहणार नाहींस, १९ आकाझ आणि पृथ्वी यांस साक्षी 
ठेवून आज मी तुम्हांस सांगतों कीं जीवन आणि मरण, 
आशीवाद आणि शाप हीं तुजपुढें ठेविली आद्देत; 
तूं जीवन निवडून घे म्हणजे तूं व तुझा वंश जीवंत 
राहील; २० आपल्य देव परमेश्वर याजवर प्रेम कर, 
त्याची वाणी ऐक व त्यास धरून राहा, कारण त्यांतच 
तुझें जीवन आहे, त्यांतच. तुझी आयुश्रेद्धि आहे; असें 
केल्याने जो देश देण्याविषयी परमेश्वराने तुझे पूर्वज 
अब्राहाम, इसहाक व. याकोब यांशीं. आणभाक केली 
त्यांत तुझी वस्ती होईल. 
१ मोशानें जाऊन सर्व इस्राएल लोकांस हीं 
४ वचनें सांगितली. २ तो त्यांस म्हणाला, मी 
*-.. “आज एकदोवीस वर्षांचा झालों आहें; आतां 

माझे येर्णेजाणें. संपले; कारण परमेश्वराने मला 
सांगितळें आहे. कीं तुला . यार्देनेपलीकडे जावयाचे 
नाही. ३ तुझा . देव परमेश्वर हा. तुझ्यापुढे चाळून. 
पलीकडे जाईल; तुझ्यापुढून त्या राष्ट्रांचा नि:पात 
करील; आणि तूं त्यांच्या देशाचा (ताबा . घेशील; 
आणि.. परमेश्वराने पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें यहोशवा 
तुझ्यापुढे चालेल. ४ परमेश्वराने अमोऱ्यांचे राजे 
सीहोन आणि. आओग यांचा व त्यांच्या देशाचा 
विध्वंस केला तसाच या सवे राष्ट्रांचाहि तो करील. 
७. परमेश्वर त्यांस तुमच्या हातीं देईल तेव्हां मी 
तुम्हांस दिलेल्या आह्ञांप्रमाणे त्या राष्ट्रांचे करा. ६ खंबीर 
हो, हिंमत धर, त्यांस मिऊं नको, त्यांस घाबरू 
नको; कारण तुझ्याबरोबर चालणारा तुझा देव परमेश्वर 
आहे; तो तुला दगा देणार नाहीं, - सोहून जाणार 
नाहीं. ७ मग मोझानें यहोशवास बोलावून आणून सवें 
इस्मएकळ लोकांदेखत सांगितटेंः: खंबीर हो, हिंमत 
धर, कारण जो देशा .. देण्याची आणभाक परमेश्वराने 
यांच्या पूवेजांशीं केली होती त्यांत तूं या लोकांबरोबर 
जा झील आणि तो यांस वतन करून देशील. ८ तुझ्या- 


अ० ३१५८-२८ 


अनुवाद 





९ मग मोशानें हॅ धर्मशाळ लिहून परमेश्वराच्या 
कराराचा कोश वाहणारे लेवीय याजक आणि इललाएल 
लोकांचे सगळे वडील जन यांच्या स्वाधीन केलें. 
१० सेव्हां मोशानें त्यांस आज्ञा केली कीं दर सात 
वर्षांच्या अखेरीस म्हणजे मुक्ततेच्या वर्षी, मंडपांच्या 
सणाच्या बेळी, ११ जें स्थळ तुझा देव परमेश्वर 
निवहूनः घेईल तेर्थे सर्वे इद्लाएह लोक हजर होतील 
तेव्हां हें धर्मशाक्ञ वाचून दाखीव. १२ त्यांचे पुरुष, 
स्त्रिया, बालके अथवा तुझ्या वेशीच्या. आंत राहणारे 
परदेशीय या सवे लोकांस जमवावें म्हगजे ते तें श्रवण 
करून शिकतील आणि तुमचा देव परमेश्वर याचें ते 
भय धरितील आणि यां धर्मझास्रांतील सवे वचने :मान्य 
करून पाळितील; १३ त्यांच्या मुलांबाळांना हीं वचनें 
ठाऊक. नाहींत, - तीं हीं ऐकतील; आणि यार्देन उतरून. 
जो देश' तुम्ही वतन करून घेणार: आहां. त्यांत जोंवर 
ठुमचें जीवन :असेल. तोंवर तुमचा देव परमेश्वर याचें 
भय धरण्यास तीं शिकतील. - 

१४ मग परमेश्ररानें मोशाला सांगितले की तुझा 
अंतकाळ समीप आला आहे तर यहोशवास बोलाव 
आणि तुम्ही दोघे दर्शनमंडपांत हजर व्हा म्हणजे मी 
त्यास ताकीद देईन. मग मोशे व यहोशवा दर्शन- 
मंडपांत हजर झाले. १५ तेव्हां परमेश्वर त्या तंबूंत 
मेघस्तंभाच्या ठायीं प्रगट झाला; हा मेघस्तंभ तंबूच्या 
दारी उभा राहिला. १६ तेव्हां परमेश्वर मोशाला 
म्हणाला, पाहा, तूं जाऊन स्वपितरांबरोबर निजज्ञील; 
हे. लोक फितूर होतील, आणि. ज्या लोकांमध्यें 
हे जाऊन राहणार आहेत. त्यांच्या देशांतील अन्य 
देवांच्या मार्गे हे व्यमिचारी बुद्धीनें लागतील ब माझा 
त्याग करून मी त्यांजशीं केलेला करार 
१७ त्या समयी त्यांजवर माझा कोप भढकेल, मी 
त्यांचा त्याग कशून त्यांपासून आपलें सुख लपवीन; 
त्यांचा फडशा उडेळ व त्यांजवर बहुत विपत्ति: व क्टेझ 


ओढवतील तेव्हां ते म्हणतील आमचा देव आमच्या- 
प्रध्ये नाहीं. म्हणूनच या सये विपत्ति आम्हांवर येऊन 
पडल्या आहेत ना? १८ ते. अन्य देवांकडे वळल्यार्ने 
त्यांच्या हातून पातक ॒ होईल त्या समर्यी मी 
आपलें मुख त्यांपासून ठपवीन. १५ ' ह्याकरिता तुम्ही हे 
ग्रीत आतां लहून ध्या, हे इल्लाएह लोकांस शिकवा, 
त्यांच्या मुखीं हें घाला, म्हणजे हें त्यांच्याविरुद्ध माश्या- 
साठीं साक्ष देईल. २० ज्यांत दुधामधाचे प्रवाह वाहत 
आहेत असां. देश देण्याची आणभाक मीं त्यांच्या 
पूर्वजांशीं केली होती त्यांत मीं त्यांस नेऊन पोहंचविल्या- 
वर ते पोटभर खाऊन माजतील. आणि मग ते अन्य 
देवांकडे वळून त्यांची उपासना कर्रु लागतील आणि 
मला तुच्छ मानून भाझा करार मोडितील. .२१ त्यांच्या- 
वर - पुष्कळ संकटे व अरिष्टें आलीं म्हणजे हॅ गीतं 
त्यांना साक्षीदाख्ल. होईल; कारेण तें त्यांच्या 
वंदाजांच्या मुखीं . सदोदित राहील; ज्या देशांत त्यांस 
घेंऊन जाण्याची मी आणभाक केली त्यांत त्यांस 
अजून नेळन. पोहंचविळें न्नाहीं तोंच. त्यांच्या काय 
काय कत्पंना चालल्या - आहेत हें .मी. जाणून आहें. 
२२ मोझाने. त्याच दिवशी हें गीत लिहून काढिले-व 
इस्ााएल लोकांस शिकविले. २२३ मंग त्यानें नूनाचा पुत्र 
यहोशवा यास आह्ञा केली कीं खंबीर हो, हिंमत 
धर, कारण जो देश मी इत्लाएल॑. लोकांस. शपथपूर्वक 
देऊं केला आहे त्यांत तुला. त्यांस. घेऊन जावयाचे 
आहे; मी तुझ्याबरोबर शेन. 

२४ मोझाने या नियमशात्लाचीं वचनें पुस्तकांत 
साद्यंत लिहून संपक्लिं २५ तेव्हां त्यानें परमेश्वराच्या 
कराराचा कोश वाहणारे लेवी यांस आज्ञा केली कीं 
२६. नियमशाख्राचा हा ग्रंथ तुमचा देव परमेश्वर 
याच्या कराराच्या कोशाजवळ नेऊन ठेवा म्हणजे तो 
तेथें तुजविरुद्ध साक्षीदार होऊन राहील. २७ तुझा 


मोडितील. | बंडखोरपणा आणि तुझ्या मानेचा ताठा मी जाणून 


आहें; पाहा, मी .आजपर्यंत 
असतां 
नोदी, मेल्यावर किती तरी कराल ! ९८ तर 


२२६ 


अनुवाद अ० ३१:२८-३ेर:१६ 


आतां आपल्या. वंशांचे-सर्वे-वडीछ -जन आधशिःझापले | ८ जेव्हां परात्परानें एकेका राष्ट्रास त्याचें त्याचें वतन 
सरदार यांस माश्याजवेळ जमवा. म्हणजे मी आकाश । वांटून दिलें, 
- व एस्वी यांस. साक्षी ठेवून त्यांच्या कानांवर हीं वचने . जेव्हां त्याने मानवांस निरनिराळे बसविलें 
. धालीन: २९ कारण मला. ठाऊक आहे. कीं मी मेल्यावर | तेव्हां त्यान इस्चाएल लोकांच्या संख्येप्रमाणें 
__ तुम्ही अगदी . बिघडून जाल; ज्या मार्गानें तुम्हांस । राष्ट्रांच्या सीमा आंखून दिल्या. _ - . 
-. चालण्याविषयीं मीं आज्ञा केली आहे तो ठुंम्ही सोहून । ९ कारण परमेश्वराचे लोक हाच त्यांचा बॉटा, 
द्याठ. व पुढील काळीं परमेंशरांच्या इॅष्टीने- वाहेट अशीं ! याकोब हा त्याचा नेमिलेला वतनभाग. 
कमें कराल आणि आपल्या हातांनी: केलेल्या वस्तूंची ; १० तो त्यांस अरण्यांत, 
फूजा करूम त्माचा राग चेतवाल-.तेव्हां तुम्हावर अरिष्ट | . झन्य व घोर-अश्या मरुभूमींत आढळला. र 
येऊन पडेल. । त्यांने त्याच्या आसपास राहून त्याची निगा केली. 
३० मग मोहाने” इल्लाएल लोकांच्या .श्ववे मंडळीस डोळ्याच्या बाहुलीप्रमाणें त्याचें रक्षण केलें 
या गीताचे सवे शब्द अथपासून इतिपर्यंत 'ऐकविळे ११ गरुढ-पक्षीण आपलें कोटें हालविते, 
..१ हे आकादा; काने दे, मी बोलत आहे; | आपल्या पिलांच्यावर तळपत असते, 








३२ पृथ्वी माझ्या तोंडचे शब्द ऐको;--. :: -त्याप्रमोणे त्यानें आपले. पंख पसरून :* 
२ पर्जन्याप्रमाणे माझ्या बोधाची ब्रि होवो, | त्यांस घेतलें, आपल्या परांवर वाहिले; 
मारशें भाषण दंहिंवराप्रमाणे ठिबको; :?.: | १२ परमेश्वरच त्याचा अनन्य नेता झाला, 
हिरव्यागार गवंतावर जशा. पावसाच्या सरी,- . त्याजबरोबर कोणी अन्य दैवत नव्हतें. 
हिरवळीवर जशी दृष्टि तसें हॅ वर्षा; » __ | १रेल्त्याने. त्यास . एथ्वीबरील उंच उंच त्यानांवर्न 

३ मी. परमेश्वराच्या मामाची धोषणा करीन;  : । मिरवीतं नेलें. 
आमच्या देवाचा महिमा वर्णा; । . त्यॉने शेताचा उपज साहा: 

४ तो दुर्गे आहे; त्याची कृति अव्यंग आहे; . त्यानें त्यास खडकांतील मेघ 
त्याचे सर्वे मार्ग न्यायाचे आहेत; .. आणि गारगोटीच्या खडकांतील: तेल चाटबिलें. 
तो सत्य देवः आहे, त्याच्या ठायी अघर्म<नारही, १४ गाईंचें लोणी, मेंढ्यांचें दूध, 
तो न्यायी व सरळ आहे. कोकरांची चरबी, 

६ हे. गिघडले आहेत, हे त्याचे पुत्र नव्हत. ,' बाशानचे एडके व बकरे, 
हा असा त्यांचा दोष आहे; *उत्तम गव्हांचें सत्त्व, 

ही प्रजा हेकट व कुटिल आहे. हीं त्यास दिली; 

६ अहो मूढ व निबुद्धि लोकहो, द्राक्षारसाची मदिरा तूं प्यालासः 
तुम्ही परमेश्वराचे उपकार असे फेडतां काय £ १५ पणं यशुरून पुष्ट होऊन लाता झाडूं लागला. 

- ज्यानें तुला केलें तोच तुझा पिता ना? | तूं धष्टपुष्ट झालास, तूं माजलास, तुला माज चढला 
त्यानेच तुला निमोण केें व स्थापिले .._ _ तेव्हां त्यानें. आपल्या निर्माणकत्यो देवाचा त्याग. 
पुरातनकॉळध्या. दिवसांचे स्मरण कर, केला 
कक पिढ्यांची-अषे च्यानांत आण; . . . :-. ..! आपल्या तारदुर्गास त्यानें तुच्छ मानिळे ी 
आपल्या बॉर्फोला' विचार, तो तुला निवेदन करील; । $६ त्यांनी अन्य देवांच्या मार्गे लागून त्यांस दैष्येस 
आपल्या. वडील जनास विचार; तें तुला सांगतील. | . पेटविले. : .- - 


२२७ 


अं० ३२१६-३५ : 





. कृत्यें. करून त्याचा राग चेतविला. 
१७ ज्यांच्या ठायी देवपण नाहीं अश्या भूतांस त्यांनीं 
बलि आर्पिले, 

जे अलीकडेच:नवीन निघाले आहेत, - 
व ज्यांचें भय तुमचे पूतरेज धरीत नव्हते, . 
अशा अपरिचित देवांसःत्यांनीं बलि अर्पिळे: : 
३८ ज्या खडकार्ने .: तुला जन्म दिला: त्याजकडे तूं 


दुलंक्ष केलें आहे, 
ठुझ्य़ासाठीं प्रसवकष्ट सोसणाऱ्या. देवास तूं किस्तरला 
-आहेस, पन 


१९ हें पाहूंन परमेश्वराला त्यांचा वीट, आऑला, : ४. 
कारण त्यांचे पुत्र व: कन्या. यांनीं. त्याचा : राय 
वेतविला. क 1 ग्ऱ 7. २०: 


.. “२० तो म्हणाला, 'मी. त्यांमपासून "आर्प्ें.. मुक्:एकूपवीन, 


त्यांचा अंत कसा-काय होतो. तें मी पाहीन 
कारण ही कुटिल प्रजा आहे. 200 
जिचा भरंवसा. नाहीं. असी ही मंडळी :आहे:;:1 


२%:ज्याच्यांत - देवपण नाहीं त्याच्यामारें'- लागून: त्यांनीं. 


मला दैर्ष्येस पेटविले 


खोट्यानाठ्या वस्तूंच्या - नादीं लागून : त्यांनीं मला | 


चिडविलं; म्हणून ज्यांचें राष्ट नव्हे र 
अग्रांच्या योयें मी"त्यांस देरष्येस पेट्वीन, - : 
एका मूढ राष्ट्राच्या योगें त्यास-“व्विडवीन 
२२ कारण माझा कोधाम़ि प्रदीस्ष झाला आहे; : ': 
अधोलोकच्या तळापंयत त्यानें पेट घेतला आहे; 
त्याने प्रथ्वी व तिजवरला उपज भस्म करून “यकिला 
आहे. 
डोंगराचे पायथे देखील तो जाळून टाकीत. आहे. 
२३ मी त्यांजवर अरिष्टांचे डोंगर कोसळवीन 
: _ मी त्यांजवर आपले सर्वे बाण सोडीन: 
२४ ते क्षुधेनं क्षीण होतील. 
प्रखर तापाने व दुधर प्रल्यानें ते अस्त. होतील, 
श्वापदांचे दांत . आणि : - जमित्तीषरः.. सरपटणाऱ्या 
:... सर्पाचे बिष:त्यांजवर पाठखीने. व 
२५ बाहेर तरवार व घरांत दहात 





२२ त्यांची 


हि की 


ह्या र्‍स्यांत्रे प्राण हरण करितील; 
मग तोः कुमार असो कीं कुमारी, असो, व 
१ त चता असो. की-पिक्रत्या.. केसांचा म्हातारा 
२६ मी मंनांत, म्हणाली. कीं. त्यांनी... दूरवर, : पांगापांग 
मानवांतून- त्यांची आरवणच बुजवावी, 
२७ वण शक्रय्या खिजवण्यास .मी अयालों 
":. '.त्यांच्यार :-विरोष्यांनीं याचा <मल्ताच: अर्थ. केला 
असता. ी 
"ते म्हमले : असते. कीं: आमच्याच: हाताचे वचस्व 


आहे; 
आणि हें संगळे:परगेक्षराक के नव्हे. 


२८ हे लोक नेअकल आहेत, £ ज॑. 


यांच्यांत सॅमत्र मुळींच: लाही? 
२९ हे शहाणे असतेतर यांना"ॅ;संगेअतें, 

आपला:अखेर परिणाम बांस क्रळता; 
३० यांच्या दुगोनें यांचाःविक्रय केला नसता, _. 

परमेश्वराने: यांस परकीयांच्या. हातीं दिळें नसतें, 

तर एकानें सहल्ांची पाठ पुरवावी, “- 

दोघांनी 'दशसहत्रांस पळवावे,” ... .* 

हॅ कर्से घडून आठे असतें £ 
३१ त्यांचा दुंग-आमेंच्या दुगोसारखा' नाही; 

हें आमचे दावरुहि जाणून आहेत. 
द्राक्षालता -:: सदोमाच्या - :त्रक्षालतेपासून 
निघाली आहे '* -. 
ती गमोरेच्या मळ्यांतली आहे; * कि 
त्यांची द्राक्षं विषमय आहेत, -. -“/ * :.: 
त्यांचे घोस कडू आहेत. _ « . 5: 





. ३३ त्यांचा द्राक्षारस सपाचे विष,  - - 


भुजंगाचें जोलीम गरळ. आहे. 
__ माझ्या भांडारांत-ती: मोइबचद केळेती; नाही कायं 


3: | ३४ खूळ घेणें:व उसने फेडर्फे इ :मजकळे. आहे,- 


त्यांचे पास घेसरतील तेन्हाहे. घडढेल> : 


न्र्ट ह 


अ० ३२९:२५-३३५३ 





करण त्यांच्या. शिचीतजा- शिवत वळ आल आहे, [ 7२ या त्लोजाचे सरक लनर मोशाने नूनाचा, पुत्र  ड४ या स्तोत्राचे सर्वे शब्द : मोशानें नूनाचा, पुत्र 


त्यांजवर ओढवणारे असंग शीघ्र येत -आहेत::-- 
३३ कारण त्यांचा आश्रय तुटला आहे, - : 
बद्ध किंवा मुक्त असा कोणी उरला नाही, : - 
असें- प्ररमेश्रर. पाहील तेव्हां तो. आपल्या - लोकांचा 
न्याय करील, 
त्याला आपल्या,सेवकांचा कळवळा-येईेळ.- : . 
३७ मग तो म्हणेल, त्यांचे देब कोठें आहेत १ 
अ्यावर त्यांनीं भिस्त ठेविली तो त्यांचा दुर्ग कोठें भाहे १ 
२८ त्यांच्या यज्ञांतली वपा. खाणारे - 
त्यांच्या पेयापेणांतला द्राक्षारस. पिणारे देव. कोठें 
आहेत१ ..: : 
आतां त्यांनी. उठून. तुमचें साहास्र्य करावें; 
तुम्हांस आपल्या छायेस ध्यावे. : 
३९ तर पाहा, मी, मीच तो आहे; 
मजपरता..दुसरा. कोणी देव नोष्ीं 
_ प्राणहरण क्रं प्राणद्तन (करणारा, 
- , धीय करणारा व घाय अरा. करणारा मीच आहें 
झाझ्या हातून सोडबिणारा. कोणी: नाही. जी, 
४० मी आपला बाहु आकारांकडे: उभारून म्हणतों, 
माझ्या सनातन जीव्िसाची-शपंथ,; . 
४१ मीं आपली चमकणारी:तरवार पांजविली, 
आफ्छा हात न्यायाला -षोतला. ः 
तर मी आपल्या विरोध्यांचा. सूड, घेईन, 
माझ्या वैर्‍्यांचें उसने फेडींन 
: ४२ मी आपले"बाण रक्त पाजून तरं करीन, . : 
माझी तरवार मांस भक्षील, 
बघलेल्यांचें व पाडाव केलेल्यांचें, 
झत्वूंच्या केसाळ मस्तकांचें हें रक्त 
४२ राष्ट्रांनो, त्याच्या प्रजेचा जयजयकार करा. 


कौरण : तो आपल्या सेवँकांच्या रक्तपांताचा बंदला 


घेईल 
तो आपल्या वैर्‍यांचा सूड' घेईल 


-__..तो आपला देह व. आपली अजा . यांच्या पातंकांचे 





शश 


यहोडवा यासः बरोबर. घेऊन : लोकांस ऐकविले. 


४५ याप्रमाणें मोशानें ही सवे वचनें इस्लाएल- लोकांस 
. सांगण्याचें संपविले; ४६ मग तो त्यांस. म्हणाला, ज्या 


गोष्टी आज मी तुम्हांस बजावून सांगत : आहें त्यांकडे 


-लक्ष. द्या;:या नियमशात्रांतील : सवे . गोष्टी मान्य करून . 
' पाळाव्या अशी आज्ञा तुम्ही आपल्या मुलांस करा... . 


४७ हें कांहीं तुम्हांला निरर्थक नाहीं; हें केवळ तुमचें 
जीवन होय, याच्याचः-'योसें-' तुम्ही. यार्देन उतरून 
ज्या देशाचा ताबा घेणार-आद्ां तेथे: चिरकाळ राहाल. 

४८ मग त्याच दिवशी परमेश्वराने. मोशालां सांगितलें. 
४९ मवाब देशांत यरीहोसभोर “ अंबारीम पर्वेताचें 


तं तुंहि या. डोंगरावर चढून “जांळेन तेथे मरशील आणि 
स्वजनांस जाऊन. मिळशीलं; . ५१ योचे. कोरणे हेंच 


कीं सीन रानांत कादेशच्या मरीबॉ...नामक झेऱ्यांजवँळ , 
दोघांनीं इस्राएल लोकांदेंखत . माझां अपराध 
व॒ त्यांच्यासमोर मला पवित्र  मानिळें. नाहीं. 
२ ह्यामुळें जोः देश. :मी . इस्राएल ' लोकांस. देत 
आहें. तो तूं: डोळ्यांनी पाहशील, पणं. तुझे' तेथें 
जाणें होणार नाहीं 
१ देवभक्त मोझे यानें आपल्या मरणा- 
इस्राएल. लोकांस आशीवाद दिला ती ह्वा 
२ तो म्हणाला 

परमेश्वर सीनायहून आला, 

सेईरावरून त्यांजवर उद्य पावला; 

पारान पवेतावरूंन तों प्रकाशला, 
उव्हक्षावधि पवित्रे गणोमधून तो आला; 

त्याच्या उजव्या हाताकडून अभिज्वाला. निघांली. 


ऱ्€ 


_ ३.तो सर्व लोकांवर प्रेम करितो, 


त्याचे सर्व पवित्र जन तुझ्या हातीं आहेत 
ते तुझ्या पायांशी बसे आहेत! 


ररे 


_ अ० ३े३े३-₹१ . 


अनुंवाद, 





:_ ते तुझीं वचनें ग्रहण करितात.  :: 

४ मोशानें आम्हांस नियमशात्र लिहून दिलें. 
कें याकोबाच्या. मंडळीचे वतन होय. 

" लोकनायक: जमा झाले. क फलक फे 
इस्राएलाचे वंशज एकवटले 


*. लेव्हांपासून. तो यझुरूनाच्या. राजासमावर :आरूढ* 


:: झाला. 
रऊनेन' जीवेत राहो, तो मृत्यु न पावो. 
£ ' पण त्याचे. लोके मोजके असोत. ्ड 
७ यहूद्वास आश्चीर्वाद दिला'तो हाः. .!- 
* हे परमेश्वरा, यहूदाचें म्हणणें ऐक, 
-.. त्यास त्याच्या. लोकांमध्यें परत आण; 
यासाठीं तो आपल्या हातांनी झगडला; 
त्याच्या शतूंविरूदध, त्याहा. साहाय्र्य-हो. 
< मग-लेव्याविषयी तो. म्हणाला, ,.  .-:, 
तुझे उरीम व थुश््सीम तुझ्या भक्तापाशीं राहोत. 
'त्यास. चूं मस्सा. एर्थे .पारखिलें, - वश. क पा 
न भरीबाच्या झऱ्याजवळ तूं त्याशीं शुंजलास; - ::' 
_ '९.तो आपल्या मातापितरांविषयीं म्हणाला, . 
मी त्यांस जाणत नाहीं प ्ि 
. त्यानें आपले भाऊबंद ओळखिळे नाहींत, 
त्यानें प्रत्यक्ष आपल्या पुत्रांची ओळख ठेविली नाही; 
पण त्यानें - तुझा शब्द मानिला आणि तुझा करार 


इस्माएलास तुझें नियमशात्र शिकवितील 
ते तुला धुपाचा सुवास आर्पितील 
तुझ्या वेदीवर निःशेष होमबलि अर्पितील.. 
११ हे परमेश्वरा, त्याच्या मालमत्तेस बरकत दे, . 
त्याच्या हातचें काम मान्य करून घे; . . 
त्याचे विरोधी . आणि त्याचे. झत्तु यांची :क्रमर 
अशी मोड कीं र 
तें पुनः उठावयाचे नाहींत. 
१२ मग तो बन्यासिनाविषयीं म्हणाठा 
परमेश्वराचा तो प्रियजन आहे. 


त्यांच्यापाशी तो निर्भय वास करील: 

परमेश्वर दिवसभर त्याजवर छाया करील 

तो त्याच्या स्कंधप्रदेशी-राहील 

* | १३ मग योसेफाविषयीं तो म्हणाला, 

“> पंरमेश्रवर : त्याच्या देशोस पुढील बोबतींत बरकत 


आकाशाचे अमूल्य पदार्थ व देहिंवर 
खालीं पसरंलेला मंहासागरं भा 


हेम १४ सूर्यापासून :उंद्धवणारे अमूल्य पदार्थ, 


चंद्रापासून उपजणारे बहुमोल पदार्थ,  : 


-.१५ प्राचीन गिरींवरील उत्तम वस्तु, 


सनातन डोंगरांवरील अमूल्य पदार्थ, 


.> |.१६ पृथ्वीवरीळ व .तिच्या मंहामूर उत्पन्नातील बहु- 


. .. मोल पदार्थ, 
जो झुडपांत प्रगट झाला होता'त्यांची -प्रसन्नता. 
यांचा आशीर्वाद योसेफाच्या माथ्यावर. येवो, 
जो आपल्या बंधुंमध्यें श्रेष्ट्व*पावला होता. : 
त्याच्या माथ्यावर तो येवो. न 
१७ त्याचा प्रथम .वत्स प्रतापी आहे; 
त्याचीं शंगें गव्याचींच रंगे होत 
त्यांनीं तो देशोदेशींच्या ल्मेकांस, 
यृथ्वीच्या दिगंतांस हुंदडील 
एफ्राइमाचे ते लाखो, मनर्ह्याचे ते हजारों आहेत. 
१८ जबुढनाविषर्यी तो म्हणाला, व्य 
हे जबुलना, तूं बाहेर जाशील तेथे आनंद कर; 
हे इस्साखारा, तूं आपल्या डेऱ्यांतआनंद कर. 


| १९ ते देशोदेशींच्या लोकांस डोंगरावर बोलावितील; 


ते तेथें धर्मशीलतेने यज्ञ करितील. 
कारण ते ससुद्रांतळें घन आणि वाळूंतळे गुप्तनिधि 


२% मय गादाविषयीं तो म्हणाला, .... . :: ::-- 


गादाचा विस्तार करणारा तो धन्य; 
तो सिंहिणीसारखा बंसंतो 
ती बाहु-व.मराथा विदारितो. 


(२१ त्याने वतनाचा पहिला हिस्सा पाहू घेतला. 


र्ऱेर 


अनुवाद 


अ० ३३५२१-३४:१२ 





सरदारांस योग्य असा वांटा तेथें राखून ठेविला | 


होता. 
त्यानें लोकनायकांबरोबर येऊन, 
इक्लाएह लोकांसह परमेश्वराचा न्याय व त्याच्या 
अनुज्ञा बजाविल्या. 
२२ मय दानाविषयीं. तो. म्हणाला 
दान हा सिंहाचा पेटा आहे. 
त्यानें बाशानांतून उडी मारिली आहे. 
२३ आणि नफतालीविषयीं तो म्हणाला 
हे नफताली, जो तूं परमेश्वराच्या प्रसादाने. तृप्त, 
व त्याच्या वरदानानें पूर्ण; | 
तो दे समुद्र व दक्षिण देव यांचें वतन पाव. 
२४ मग आद्रेराविषयीं तो म्हणाला, 
इतर पुत्रांहून आहेर धन्य असो, 
तो आपल्या बांधवांस प्रिय होवो, 
.... त्याचें पाऊल तेलांत बुडो. 
२५ तुझे अडसर लोखंडाचे व पितळेचे असोत; 
तुझें वय वाढत असतां तुझं सामध्ये कायम राहो. 
२६ हे यशुरूना, देवासमान कोणी नाहीं 
तो. तुया 'साहाय्यार्थ. मेघमंडळावर आरूढ. होऊन 
आपल्या प्रतापाने आकाडपंथानें धाव घेतो 
२७ अनादि देव तुझे निजधाम आहे, 
सनातन बाहूंचा तुला आधार आहे; 
त्यानें शत्रूस तुझ्यापु्टून हाकून दिलें 
व म्हटलें, त्याचा. विष्वंस कर. 
२८ ह्याकरिता इस्लाएल निभेय. वसत आहे, 
अन्न व द्राक्षारस. यांनीं समृद्ध अश्या प्रदेशी केवळ 
याकोबाचा निर्झर उफळतो; 
आणि त्याजवरल्या . आकाश्यांतील दहिंवराचा 
त्याजवर वर्षांव होतो. 
२९ हे इत्लाएला, तूं धन्य आहेस; 
परमेश्वराने उद्धरिलेल्या प्रजे, तुजसमान कोण आहे 
_ तो तुह्या साहाय्याची ढाल आहे, 
__ खुत्तया प्रतापाची तरवार आहे. 


ह्यामुळें तुझे शत्रु तुला शरण येतील 

तूं त्यांची उचस्थान पादाक्रांत करिशील 
१ मग मोझे मवाबाच्या सपाटीवरून यरीहो- 
'४% समोरल्या पिसगा पर्वताच्या नबो नामक 
शिखरावर चढला, तेव्हां दानापर्यंतचा सर्वे 
गिलाद प्रदेश, २ नफतालीचा सर्व प्रदेश, एफ़ाइमाचा 
व मनर्याचा सर्द प्रदेश आणि पश्चिम समुद्रापर्यंतचा 
। यहूद्याचा सर्व प्रदेश, ३ आणि दक्षिण प्रदेश आणि 
सोअरापर्यंतची तळवट म्हणजे खजूरीचें नगर, यरीहोचचें 
' मैदान . हीं . सवे 'परमेश्वराने त्यास दाखविली. ४ मग 
। परमेश्वर . त्यास म्हणाला, ज्या देशाविषयी मीं अब्राहाम, 








_ | इसहाक व याकोब यांच्याशी आणभाक केली होती कीं 


। तो मी. तुझ्या वंशजांस देईन, तो प्रदेश हाच; मीं तो 
। तुला प्रत्यक्ष दाखविला आहे, पण नदी उतरून तुला 

तेथें जावयाचें नाहीं. ५ परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणे 
। त्याचा. सेवक मोझे तेथें मवाब देशीं मरण पावला; 


.| ६ आणि त्यानें त्यास मवाब देशांतील बेथ-पौरासमोर 


, एका खोऱ्यांत मूठमाती दिली;..परंतु त्याच्या कबरेविषयीं 
| आजवर कोणासहि माहिती नाहीं. ७ मोशे मृत्युसमरयी 
 एकशेंवीस वषांचा होता; तरी त्याची दृष्टि मंद झाली 
नव्हती व. त्याची प्रकृति क्षीण झाली नन्हती. ८ इस्लाएल 
'लोकांतीं . मबाबाच्या मैदानांत मोशासाठीं तीस दिवस 
झोक केला; येणेंप्रमाणें मोशाबद्दल सुतक धरून विलाप 
करण्याचे . दिवस. संपले. ९: नूनाचा पुत्र यहोशवा याच्या 
ठायी बुद्धीची पूर्ण प्रेरणा. झाली होती; कारण मोद्याने 
त्याजवर आपले हात ठेविलें होते; परमेश्वराने मोशाला 
सांगितल्याप्रमाणें इत्राएल लोक त्याच्या आज्ञेत राहून 
वर्वू लागले. १० परमेश्वरापाशी समोरासमोर भाषण 
करणारा मोशासमान दुसरा कोणी संदेश इस्लाएलांत 
झाला नाहीं; ११ परमेश्वराने त्यास फारो व त्याचे सर्वं 
सेवक यांजपुढें आणि सवे मिसर देशांत जीं चिन्हें व 
चमत्कार करण्यास पाठविलें त्यांत, १२ आणि त्यानें सर्व 
इस्लाएल लोकांदेखत जो हस्तप्रताप व जो दरारा प्रगट 
केला त्यांत त्याजसमान कोणी झाला नाहीं. 





२३१ 


यहोशवा 


-<०&५&-<$&०- 


१ परमेश्वराचा सेवक मोझे याच्या म्रृत्युनंतर 

% परमेश्वराने मोश्याचा मदतनीस नूनाचा पुत्र 
यहोशवा यास सांगितलं की २ माझा सेवक मोझे 
मृत्यु पावला आहे; तर ऊठ, इस्नाएल लोकांस जो देवा 
मी देत आहें त्यांत या सर्वे लोकांसह यादेन उतरून 
जा. ३ मीं मोशाला सांगितलें होतें त्याप्रमाणें ज्या 
ज्या ठिकाणीं तुमचें पाऊल पडेल तें तें ठिकाण मीं 
तुम्हांस दिलं आहे. ४ रान व हा लबानोन पर्वत, 
महानद फरात येथपर्यंत हित्ती यांचा सर्व देश व 
मावळतीकडे महासमुद्रापर्यंतचा मुलुख. तुमचा होईल. 
८ तुझ्या हयातींत तुझ्यापुढे कोणाचाहि टिकाव 
लागणार नाहीं; जसा मोझाच्याबरोबर मी राहिलों 
तसाच तुझ्याबरोबर मी राहीन; मी तुला अंतर देणार 
नाहीं, तुला टाकणार नाहीं. ६ खंबीर हो, हिंमत धर; 
कारण जो देश देण्याविषयी यां लोकांच्या वाडवडिलांस 
मीं आणभाक केली आहे तो तूं यांस वतन करून 
देशील. ७ मात्र तूं खंबीर हो व हिंमत धर आणि 
माझा सेवक मोशे यानें तुला दिलेलें निय्रमशात्र सगळें 


मान्य करून पाळ; तें सोडून उजवीडावीकडे. जाऊं 


नको, म्हणजे तूं जाशील तिकडे तुला यशः:प्रात्ति घडेल. 
८.. नियमशास्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखांतून कदापि ढळूं 
नये; त्यांत जें कांहीं लिहिलें आहे तें तूं मान्य करून 
पाळावें, म्हणून रात्रंदिवस तूं. त्याचें मनन करावें; 
म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होऊन तुला यक्षःप्राप्त 
घडेल. ९ मीं तुला आज्ञा केली आहे ना खंबीर हो, 
हिंमत भर, मिंऊं नको, घाबरू नको; तूं जाशील 
तिकडे तुझा देव परमेश्वर तुजबरोबर असणार. 

१० मग यहोशवाने लोकांच्या अमलदारांस अश्ली 
आह्ञा केली. कीं ११ छावणींत चोहोंकडे फिरून लोकांस 
असा हुकूम करा कीं, आपली भोजनसामग्री तयार 

करा; कारण तुमचा देव परमेश्वर जो देद तुम्हांस वतन 


करून देत आहे त्याचा ताबा घेण्यासाठीं तीन दिवसांच्या 
आंत ही यादेंन उतरून तुम्हांस जावयाचें आहे- 

१२ मग यहोशवाने रऊबेनी, गादी व मनहहयाचा 
अर्धा वंश यांस म्हटले, १३ परमेश्वराचा सेवक मोझे 
याने तुम्हांस आज्ञा दिली होती तिचें स्मरण करा; त्यानें 
तुम्हांस सांगितलें होतें कीं तुमचा देव परमेश्वर तुम्हांस 
आराम देत आहे व॒ हा देश तुम्हांस देणार आहे. 
१४ तुमच्या स्त्रिया, मुटेंबाळें आणि जनावरें यांनीं या 
यादेनेच्या पूर्वेकडील जो देद्य मोझ्यानें तुम्हांस दिला आहे. 
त्या देशांतच राहावें; पण तुम्हीं सवे योद्धथांनीं सदाख 
होऊन आपल्या बांधवांच्या पुढें कूच करून नदी- 
पलीकडे जावें आणि त्यांस कुमक करावी. १५ तुम्हांस 
आराम .दिला आहे तसा आराम परमेश्वर तुमच्या 
बांधर्वांस देईलं आणि तुमचा देव परमेश्वर यानें त्यांस 
दिलेल्या देशाचा ते ताबा घेतील. तेव्हा परमेश्वराचा 
सेवक मोझे यानें यार्देनेच्या अलीकडे; उगवतीकडे 
जो देश तुम्हांस दिला आहे त्या. तुमच्या वतनाच्या 
देशीं परत येऊन त्याचा ताबा तुम्हीं घ्यावा. १६ तेव्हां 
ते सवे यहोदावास म्हणाले, जें. कांहीं करण्याची तुं 
आम्हांस आज्ञा देत आहेस तें आम्ही करू आणि तुं 
आम्हांस पाठविक्वीळ तिकडे ' आम्ही जाऊं. १७ जसें 
आम्ही सवे बाबतींत मोझाचें ऐकत होतों तसेंच आम्ही 
तुझेंहि ऐकू; मात्र तुझा देव परमेश्वर मोशाच्याबरोवर 
होता तसाच तुझ्याबरोबर असो. १८ तुझ्या आज्ञेच्या 
विरुद्ध जो कोणी वर्तेल व तुझ्या सवे आज्ञावचनांचा 
अवमान करील, त्याला मरणदंड करण्यांत यावा; तूं मात्र 
खंबीर हो, हिंमत धर. १ 

१ नूनाचा पुत्र यहोदवा याने गुप्तपणे दोन हेर 

. शिद्टीम येथून पाठविले; त्यानें त्यांस सांगितलें कीं 
जा आणि तो देश व यरीहो हीं हेरून या. ते गेरे 
आणि रहाब नामक वेश्येच्या धरीं उतरे. २ मग कोणी. 


२२२ 


यहोशवा 


अ० २९:२-रेड 


हि ऑऑननऑऑऑऑॉतशशगशशााआषधथायायााजञआाय॒गगवयव*शॉऑ. आळ्या 


यरीहोच्या राजास सांगितलें की आज रात्रीं कांहीं 
ब्हाएठ लोक आमच्या देशाचा भेद काढण्यास येथें 
आले आहेत. ३ तेव्हां यरीहोच्या राजानें रहाबेस 
सांगून पाठविलें कीं जे पुरुष तुजकडे येऊन तुझ्या 
घरीं उतरले आहेत त्यांस बाहेर काढ; कारण साऱ्या 
देशाचा भेद काढण्यास ते आठे आहेत. ४ त्या दोन्ही 
पुरुषांस लपवून ती खरी म्हणाली, मजकडे कोणी 
पुरुष आले होते खरे, पण ते कोठले हें मला ठाऊक 
नाहीं; ५ अंधार पडल्यावर वेस लावून घेण्याच्या वेळीं 
ते निघून गेले; ते कोठें गेले तें मला ठाऊक नाही; 
ठुम्ही त्वरेने त्यांचा पाठलाग करा म्हणजे त्यांस 
ग्रांठालळ. ६ तिनें त्या माणसांस धाब्यावर नेऊन 
तेथें जवसाची ताटे पसरलीं होतीं त्यांत लपवून 
ठेवळें होतें. ७ ते. पुरुष त्यांचा शोध करीत 
यादेनेच्या वाटेने उतारापर्यंत गेले; त्यांचा पाठलाग 
करणारे गांवाबाहेर पडतांच वेस लावून घेण्यांत आली. 
८ इकडे ते हेर झोपीं जाण्यापूर्वी ती क्री त्यांजकडे 
धाब्यावर ग्रेली, ९ आणि त्यांस म्हणाली, परमेश्वराने 
हा देश तुम्हांस दिला आहे, आमच्या लोकांस तुमच्या- 
मुळें दहशत पडली आहे, आणि देशांतील सर्व 
रहिवाश्यांची तुमच्यामुळे गाळण उडाली आहे हें मला 
ढाळक आहे. १० कारण तुम्ही मिसर देशांतून निघालां 
तेव्हां तुम्हांपुढें परमेश्वराने तांबल्या ससुद्राचें पाणी 
आटविलळे; आणि यार्देनेपलीकडे राहणारे. अमोर्‍यांचे 
दोन राजे सीहोन व ओग यांचा तुम्हीं संहार केला हॅ 
आमच्या कानीं आलें आहे. ११ हें ऐकतांच आमच्या 
- काळजाचे पाणीपाणी झालें, तुमच्यामुळे. कोणाच्या 
जिवांत जीव राहिला नाहीं; कारण तुमचा देव परमेश्वर 
हा वर आकाद,त व खालीं प्रथ्वीवर देव आहे.. १२ मीं 
तुमच्यावर दया केली आहे, ::यास्तत आतां मजशी 
परमेश्वैराच्या. नामाने आणभाक करा कीं आम्हीहि तुझ्या 
बापाच्या घराण्यावर दया करूं; आणि याबद्दल मला 
खात्रीलायक खूण द्या; 4२ आणि आम्ही तुझीं मातापितरें, 
अंघुभगिंनी आणि तम्हा सर्वांचे यांचा बचाव करूं आणि 


बां सर्वांचे प्रा म्रृत्यूपासून वांचवूं अक्षी माझ्याशी 


आणभाक करा. १४. तेव्हां त्या पुरुषांनी तिला म्हटलें, 
तुम्हीं कोणीं ही आपली गोष्ट बाहेर फोडिली नाहीं तर 
तुमच्या प्राणांसाठीं आम्ही आमचे प्राण देऊं; आणि परमे- 
श्वर आम्हांस हा देश देईल तेव्हां आम्ही तुझ्याशी दयेने व 
खरेपणार्ने वागू. १५ तेव्हां तिनें त्यांस खिडकींतून दोराने 
नगराबाहेर उतरिलें; कारण तिचें धर गांवकुसास लागून होतें; 
तेथें ती राहत असे. १६ तिनें त्यांस सांगितळें की 
तुमचा पाठलाग करणाऱ्यांनी तुम्हांस गांठूं नये म्हणून 
तुम्ही त्या डोंगराकडे जाऊन तेथें तीन दिवस लपून 
राहा; तितक्या अवधींत तुमचे पाठलाग करणारे परत- 
तील; मग तुम्ही मागेस्थ व्हा. १७ ते पुरुष तिला 
म्हणाले, तू आमच्याकडून जी आणभाक करविली 
आहे तिथ्यासंबंधानें आम्हांस दोष न लागो. १८ पाहा, 
आम्ही या देशीं येऊं तेव्हां ज्या. खिडकींतून तूं. 
आम्हांस उतरिळें तिला हा किरमिजी धागा बांध; 
आणि या तुझ्या घरीं आपलीं मातापितरें, भाऊबंद 
आणि आपल्या पितूकुळांतलीं इतर सर्वी माणसें जमा 
कर. १९ त्या समयीं कोणीं तुझ्या घराच्या दारा- 
बाहेर रस्त्यांत गेला तर त्याच्या रक्तपाताचा दोष 
त्याच्याच माथी राहील, आमच्याकडे त्याचा दोष' 
येणार नाहीं; धरामध्यें तुझ्याबरोबर जे राहतील 
त्यांजवर कोणाया हात पडला तर त्यांच्या रक्तपाताचा 
दोष आमच्या माथी. २० जर का तूं ही गोष्ट कोठें 
बाहेर फोडिली. तर आमच्याकहून जी. आणभाक तूं. 
करविली आहे. तीपासून आम्ही सुक्त होऊं. २१ ती 
म्हणाली, तुमच्या. सांगण्याप्रमाणेंच होईल. तिने. त्यांस 
निरोप-दिल्यावर ते मार्गस्थ झाले; नंतर तिनें किरमिजी 
रंगाचा घागा आपल्या खिडकीस बांधिला.. २२. ते जाऊन 
डोंगरावर पोहचले, आणि त्यांचा पाठलाग करणारे 
परतून जात तोपर्यंत तेथे. तीन दिवस राहिले; त्यांचा 
पाठटाग करणारांनी वाटेंत. चोहोंकडे शोध केला, पण 
ते त्यांस सांपडे नाहींत. २३२ मग ते दोघे पुरुष 
पहाढ उतरून नूनांचा पुत्र. यहोशवा याजकडे परत 
गेळे आणि आपलें सगळें वर्तमान त्यांनीं त्यास 
| २४ ते यहोदावास म्हणाले, हा सर्व देश 


२्रेरे 


अ० ९५२४-४:७ 


यहोशवा 





परमेश्वराने. आपल्या हातीं खरोखर दिला आहे; आणखी । 


या देशाचे संबे रहिवासी आपल्यामुर्ळ॑ विरघळल्या- 
सारखे झाले आहेत. . न 
१ यहोदावा पहाटेस उठला आणि सर्वे इत्राएलां- 
३ सह दिषह्रिमाहून कूच. करून यार्देनतीरी आला; 
ती उतरून पलीकडे जाण्यापूर्वी तेथें त्यांनीं मुकाम 
केला. २ तीन दिवसांनंतर अमलदारांनीं छावणीत 
फिरून ३ लोकांस अक्षी आज्ञा केली कीं.तुमचा देव 
थरमेश्वर याच्या कराराचा कोश लेवीय याजक उचलून 
नेतांना तुम्दी पाहाल तेव्हां तळ हालवून त्याच्या पाठो- 
पाठ जा; ४ पण कोशाच्या व तुमच्यामध्यें सुमारें दोन 
हजार हात. मोजून अंतर ठेवा; त्याच्या फार जवळ 
जाट नक्रा, र्इणजे ज्या वाटेने तुम्हांस जावयाचे ती 
तुम्हांला दिसेल; कारण अद्यापपावेतों ह्या वाटेने तुम्ही 


कधीं गेलां नाहीं. ५ मग यहोडावानें लोकांस सांमितळें 


: कीं झुद्ध न्हा, कारण उद्यां परमेश्वर तुमच्यामध्ये अद्भुत 
कृत्यें करणार आहे. . ६ नंतर र्‍यहोदावार्ने याजकांस 
सांगितळें कीं कराराचा कोश उचळून घेऊन लोकांच्या 
पुढें बला त्याप्रमाणें ते तो घेऊंन लोकांच्या पुढें 
चालले. ७ परमेश्वर यहोऱावास म्हणाला, आज मी 
सवे इस्वाएल लोकांदेखत तुझी :थोरवी. - वाढविण्यास 


आरंभ करितों, म्हणजे मी. जसा. मोझ्याच्या बरोषर | 


होतो. तसाच तुझ्याहि बरोबर आहें हें त्यांठा ककूंन 
येहेल.. ८ कराराचा कोश वाहणारे. याजक यांस अशी 
आज्ञा कर कीं जेव्हां. तुम्ही . : यादेनेंतील - पाण्याच्या 
केडेशीं पोहंचाल तेव्हां-यार्देनेंत उभे.राहा. .. -- : 
*- ५ मग यहोशवाने इस्राएल लोकांसं. सांगितले; 
जवळं येऊन परंभेश्वर तुमचा देव यांचे म्हणणे" ऐकां 
१० यहोदवा' म्हणाला, जिवंत देव. तुमच्यामध्ये आहे, 
आंणि कनानी, हित्ती, हिव्वी, .परिज्जी, गिर्गीशी, अमोरी 
व यबूसी यांस तो तुमच्यापुढून खात्रीने हाकून देईल हें 


यावरून तुम्हांस कळून येईल: ११ अखिल एपथ्ब्रीचा जो. 
प्रभु त्याच्या कराराचा कोडा तुमच्यापुढे यार्देनेंत प्रवेश . 


करीत आहे. १२ तर आतां इसाएल वेशांतून बारा पुरुष 


निवडा, प्रत्येक वंश्यांतून एकएक. १३ अखिल पृथ्वीचा . 
र्२र्ड 





जो- प्रभु. परमेश्वर याच्या कराराचा कोश वाहणाऱ्या 
याजकांचे पाय यादेनेच्या * पाण्यास लागतांच वरून 
वाहत येणारे यादेनेचें पाणी थांबून जमेल व त्याची रास 
होईल. १४ सव लोक यादेनेपलीकडे जाण्यासाठी आपल्या 
डेऱ्यांतून निघाले तेव्हां कराराचा कोझ वाहणारे याजक 
लोकांच्यापुढें चालले; १५ कराराचा कोश वाहणारे 
यादेंनेपाशीं येऊन पोहेचले आणि त्यांचे पाय कडेच्या 
पाण्यांत. बुडाळें ( सुगीच्या दिवसांत यार्देन नदी दुथडी 
भरून - वाहत असते ); १६ . तेव्हां :जें.-पाणी वरून 
वाहत येत होतें ते बऱ्याच अंतरावर म्हणजे सारताना- 
जवळील आदाम नगरापाशीं एकवटून चढलं आणि 
त्याची रास झाली, आणि जें पाणी. अराबाचा समुद्र 
म्हणजे क्षार समुद्र ' याकडे. -वाहत जात होतें तें अगदीं 
हटले; आणि ते सवे लोक यरीहोसमोर पार उतरून 
गेले. १७. परमेश्वंराच्या कराराचा कोश वाहणारे 
याजक यादेंनेच्या मध्यभागीं कोरल्या जमिनीवर .स्थिर 
उभे . राहिळे, आणि सवे इस्राएल. लोक कोरण्या 
जमिनीवरून पार निघून गेळे; या प्रकारें झाडून सारें 
राष्ट यादेनेपलीकडे निघून गेलें. 

१. त्या राष्ट्रांतील. झाहून सारे लोक यादेने- 
क पलीकडे गेले. तेव्हां परमेश्वराने यहोडावास सांगितलें, 
२ लोकांतून वंशामागरें एक असे बारा पुरुष निवड 
३. आणि त्यांस अशी आज्ञा दे: यार्देनेच्या मध्य- 
भागांतून म्हणजे: याजकांचे “पाय. जेथें स्थिर झाले होते 
तेथून: बारा. धोंडे उच्ळून ' “आपल्याबरोबर पलीकडे 
घेऊन जा ./आणि “आज रात्रीं ज्या स्थलीं तुमचा 
मुकाम . होईल. तेथें ते ठेवा. : ४ मग यहोशवाने इस्राएल 
लोकांतील . वंशामागें एक असे जे बारा पुरुष तयार 
केले होते त्यांस बोलाविले... ५ यहोशवा त्यांस म्हणाला, 
तुम्ही आपल्तर देव. परमेश्वर यांच्या कराराच्या कोशा- 
समोर यादंनेच्या मध्यभागी जाऊनं इस्राएल बंशांच्या 
संख्येप्रमार्णे . एकएक धोंडा उचलून आपल्या खांद्या- 
वर घ्या, ६ हें तुमच्यामर्ध्ये चिन्हादाखल. होईल, आणि 
पुढें तुमचीं मुलेंबाळे विचारितील कीं या घोंब्यांचें 
प्रयोजन काय १ ७ तेव्हां तुम्ही त्यांस सांगा कीं यादेनेचें 


यहोशवा 


अ० ४:७-१:६ 





“पाणी परमेश्वराच्या कराराच्या 
झालें; तो यादेनंतून पलीकडे जात असतांना यादेनेच्या 
पाण्याचे दोन भाग झाले; या प्रकारें हे घोंडे इद्लाएल 
लोकांस कायमचे : स्मारक होतील. ८- यहोशवाच्या 
ह्या आह्िप्रमाणें इल्लाएल. लोकांनीं केलें; -- परमेश्वराने 
: यहोशवाला सांगितलें होतें त्याभ्रमाणे त्यांनी इल्लाएल 
वंशांच्या संख्येप्रमाणें बारा . धोंडे यादंनेच्या मध्य- 
भागांतून उचलिले आणि जेथें त्यांनीं मुक्काम केला तेथें 
त्यांनीं. ते. आपल्याबरोबर आणून: ठेविले; ९ आणि 
यादेनेच्या मध्यभागीं * करारांचा कोढा वाहणाऱ्या 


याजक्रांचे पाय जेथें स्थिर झाले होते तेथें यहोशवाने 


आरा घोडे उभे केले; ते अद्यापि तेथे आहेत. 
१०. लोकांस जें सांगावयाची . आज्ञा परमेश्वराने 
यहोशवास केली, होती. तें. सवे आटपेपर्यंत कराराचा 
कोश॒ वाहणारे याजक यादेंनेच्या . मध्यभागी उभे 
राहिले; इकडे लोक त्वरेने पार उतरून गेले. ११ झाडून 
सारे लोक उतरून गेल्यावर त्यांच्यादेखत. परमेश्वराचा 
कोड. आणि याजक पलीकडे गेले. १२ 'रऊबेनी, 
गादी आणि मनरशाचा अधो वंश हे मोशाच्या आहे- 
प्रमाणें सश होऊन इस्राएल लोकांच्यापुढें उतरून 
थलीकडे गेले; : १३ युद्धासाठी :'संज्वेः: झालेले सुमारें 
चाळीस हजार पुरुष - परमेश्वरासमोर नदी उतरून 
'यरीहोजवळच्या मैदानांत जाऊन पोहंचलेः १४. त्या 
दिवशीं. - परमेश्वराने सवव इखाएलांदेखत अहोशवांची 
थोर्ब्री वाढविली; म्हणून जसे ते. मोशाचें भय धरीत 
तसेंच  :तत्यांनी यहोशवाचें भय त्याच्या .सगळ्या 

१५ परमेश्वराने महोडवास :सांगितठे, १६ आह्ञा- 
पराचा कोश . वीहणारे . याजक£यांसं आज्ञा दे कीं 
त्यांनीं यादेनेतून* वर 'यारवे. :१७- त्याप्रमाणे यहोदवानें 
._ याजकांस, आह्ये केली की यादेनेंतून “निघून “वर या. 


१८. परमेश्वराच्या . कराराचा कोश वाहणारे याजक 


यादेंनाच्या :-मध्यभार्यातून निघून . वर “आले . आणि 
स्यांनी आपळी,. पावळें उच्छून कोरड्या: जमिनीवर 
ठेक्‍्लि तेव्हा :यादेनेचें पाशी: मूळ ठिकाणी आलें आणि 


कोझ्यापुढें. दुभंग. 


पूर्ववत्‌ दोन्ही थडी भरून वाहू लागलें. १९ पहिल्या 
महिन्याच्या दडमीस इस्राएळ लोकांनीं यारदेनेतून 
निघून यरीहोच्या पूर्वसीमेवरील गिल॒गाल येथें डेरे 
दिले. २० जे बारा धोंडे यादेनंतून उचलून आणिले 
होते ते यहोशवाने गिल्गील येथें उभे. केले. २१ तो 
इस्राएल : लोकांस म्हणाला कीं पुढें तुमची मुलेंबाळें 
आपआपल्या वृडिलांस विचारितील, . या घोंच्यांचें 
प्रयोजन, काय १ २२ तेव्हां. तुम्ही त्यांस सांगा कीं 
इस्लाएल लोक ह्या. यादेनेंतून कोरल्या जमिनीवरून चाळून 
पार . आले. २३ कारण. . तुमचा देव परमेश्वर यानें 
आम्ही उंतरून पार जात. तोंपर्वत आमच्यापुढून 
तांबडा समुद्र हटवून कोरडा केला, त्याप्रमाणें त्यानें 
यादेनेचेंहि पाणी तुम्ही उतरून पार जात तोंपर्यंत 
तुमच्यापुढून हटवून कोरडी जमीन केली; २४ यावरून 
पृथ्वीवरील सवे देद्यांचे लोक जाणतील कीं परमे- 
श्वराचा हात समर्थ आहे; आणि. तुमचा देव परमेश्वर 
यांचा धाक त्यांना निरंतर वाटेल. 

- .१. परमेश्वराने यादेनेचें पाणी. आटविलें आणि 
वर्‌ इद्लाएह लोक. पलीकडे . कसे गेले हे. यार्देनेच्या 
:- पश्चिमेकडे राहणाऱ्या अमोऱर्‍यांच्या सवे . राजांनीं 
ऐकलें, तेव्हां त्यांच्या भीतीनें त्यांच्या काळजाचें पाणी- : 
पाणी. झालें आणि त्यांच्यांत कांहीं हिंमत राहिली नाहीं. 

२ त्या समयीं परमेश्वराने यहोशवास - सांगितलें, 
गारंगोटीच्या सुऱ्या करून पुनरपि इस्राएल लोकांची 
खुंता “करं. ३ त्याप्रमाणें. यहोदावानें गारगोटीच्या सुऱ्या 
बनवून : अम्रत्वचा हें नांव दिलेल्या टेकडीपाशीं 


| इस्लाएक लोकांची सुंता केली.' ४ यहोदवानें . सुंत्ला 


केली याचें कारण हेंच. कीं युद्धास लायक असे. मिसर 

देशांतून निघालेले. संगळे पुरुष मिसरांतून निघाल्यांवेर _ 
वॉटेंमेः रामांते मरून गेले होते. ५ जे पुरुष मिसंसँतून : 
निषोळे त्या . सर्वांची सुंता झाली होती, पण मिसरॉत्नि 


'बाहेंर निघाल्यावर रानांत वाटेने जे लोक जन्मले. 


होत्ते त्यांची सुंता झाली नव्हती. ६ कारणे. इल्लाश्‍ठ-. 


'लोक रानांत चाळीस वंर्षे भ्रमण करीत राहिले होते, 


तितक्या अवधींत सर्व राष्ट्र म्हणजे अर्थात्‌ युद्धास 


२३५८ 


ग» ५४६-८५१२३ 





लायक असे 
परमेश्वराचे सांगणें न ऐकल्यामुळे त्यांचा संहार 


झाला होता; परमेश्वराने त्यांस शपथपूरवेक सांगिलें | च 


होतें कीं जो देश मी तुमच्या पूर्वैजांस . आणभाक 
करून देऊं * केला आहे. आणि ज्यांत .दुघामधत्चे 


प्रवाह्य वाहत आहेत तो मी तुमच्या. दृष्टीस पइं- देणार 


नाहीं.. ७ त्यांच्या -जागीं त्यांची जीं सुलें त्यानें उत्पन्न 
केलीं होतीं . त्यांची . यहोदावानें सुंता. केली; - कारण 
वाटेनें त्यांची सुंता झांली नव्हती म्हणून ते नेसुनंत 
राहिले होते. ८ त्या सवे राष्ट्राची सुंता करणें संपल्या 
वर ते बरे होत. तोंपर्यंत छावणींत आपआपल्या 
ठिकाणी राहिले. ९ भग परमेश्वर . यहोशवास म्हणाला, 
मिसरी. तुमचा उपहास करीत असत तो आज मीं 
तुमच्यापासून दूर्‌ . केला. आहे. यास्तव त्या जागेस 
गिल्‌गाल (लोटून देणें) म्हणतात. 

- १० इस्माएल ठोकांनीं गिल॒गीलांत तळ दिल्यावर 
यरीहोजवळच्या मैदानांत चतुर्दैशीस- संध्याकाळीं 
वल्हांडण संर्ण- केला. ११. वल्हांडणाच्याः दुसरे दिवशीं 


त्या : देशांत: . उत्पन्न ' झालेल्या धान्याची : बेखमीर 


भाकरे आणि हुरडा त्यांनीं खांदा... १२ ज्या. दिवशी 


त्यांनीं त्या देशातला उपज खाल्ला त्याचे दिवशीं माज्ञा 
बंद :झाला, तो पुनः इस्राएल लोकांस मिळाला* नाहीं; । 
। ९ हत्यारबंद: लोक रणाशीगें - वाजबिणाऱ्या. याजकां, 


त्या वर्षी त्यांनी कनान देझांतठें उत्पन्न खाहें. 
: १३ यहोवाने यरीहोजवळ- असतां वर (दृष्टि 
केली. तों कोणी पुरुष आपल्या: हातीं उपसलेली :-तरबार 
घेऊन पुढें उभा आहे असें त्याच्या नजरेस पडलें. 
यहोशवाने जवळ जाऊन त्यास ' बिचारिले, तूं आमच्या 
पक्षाचा. कीं :आमच्या:: वैर्‍यांच्या. पक्षाचा १ 


. मात्याने. आलो. आहें. तेव्हां यहोशवाने. त्यास : साराय 
प्रणिपात. केरून म्हटलें, प्रभूची आपल्या दाखस:- काय 
आज्ञा. आहे 
. डावासः. म्हणाला, आपल्या. पायांतळें. पायतण.. काढ; 
कारण ज्या भूमीवर. तूं. उभा आहेस: ती पवित्र आहें: 
गहोशवार्ने तसें केठें. 3 > 


पुरष मिसरांतून निघाळे होते त्यांनीं |... 


-१५. परमेश्वराचा सेनानायक . यहो- 1 


१ हूळ्लाएल लोकांच्या भीतीनें यरीहोच्या 
सवे वेशी मजबूत लावून घेतल्या होत्या; 
कोणाला. बाहेर जातां येहैना की आंत येतां 
येडेना. २. परमेश्वर यहोशवास म्हणाला, पाहा, मीं 
यरीहो, : त्याचा राजाचे त्याचेःःपराक्रमी वीर तुझ्या हातीं 
दिळेः आहेतः - ३ तुम्ही:*सगळेः योद्धे या नगरास एक 
वेळ'' प्रदक्षिणा .घाला;: असें सहा. दिवस करीत राहा. 
४ कोशापुढे: सात. थाजकांनीं “:सात . .रणशिंगें. घेऊन 
चालावे; ' सातवे . दिवशीं तुम्ही“नगरासः*सात प्रदक्षिणा 
घालाव्या. आणि -याजकांनीं रंणरिंगें फुंकांबीं. ५. रणशिंग 
फुंकीत - असतां त्याचा दीघेनादं' कानीं 'पडतांचं सर्व 
लोकांनीं मोठा जयघोष करावा; : म्हणजे. नगराचा तट 
जागच्या जागी कोसळेल आणि मग सर्वांनी नीट समोर 
चाळून जावें. ६-मगं नूताचा पुत्र यहोशवा यांने 
याजकांस बोलावून सांगितलें, कराराचा ' कोश उचलून 
ध्या आणि परमेश्वरांच्या कोशयांपुढें सात याजकांनीं सात 
रणशिंगें घेऊन चालावे. ७ त्यानें लोकांस सांगितले, 
चला, -नगरास प्रदक्षिणा घाला, . आणि हत्यारबंद 
लोकांनीं.. परमेश्वराच्या. कोशापुढें त्रालावें.. ८ यहोशवाने 


. लोकांला :असें ” सांगितल्यावर 'सातं. याजक परमे 


श्वरापुढें सांत“ रथार्शीरें “- घेऊन फुंकीत -चालले. आणि 
परमेश्वराच्या. कराराचा .कोक्क' त्यांच्या मागोमाग चालला 


पुढें चाळले, :- पिछाडीचे. लोक कोशाच्या' मागोमाग 
चालले --आणि याजके रणशिं्गे: फुं्रीत 5. चालले. 
१० मग यहोशवाने लोकांस अशी.'आक्षां केली कीं मी 


| तुम्हांस सांगे तोंपयंत जयघोष करूं नका,-त्यांच्या कानीं 
-१४ तो : 
म्हणाला, नाहीं; मी ' येथे . परमेश्वराचा. सेनानायक: ह्या : 


आवाज जाऊं देऊं :"जका;< तुंम्ही 'आपल्या . तोंडावाटे 
चकार . शब्द --काईे: नका: आज्ञा 'होतांत्र जयधोष करा. 
११-या.. प्रकारें : पत्मेश्वराच्या . कोशाची. नग्रासभोवतीं एक 


वेळ प्रदथ्तिणा :- झाली ?:::मग . त्यांनीं. छावणींत येऊन 


मुक्काम केला. 

..१२ यहोशवा... मोग्या- पहाटेंस:-:- उठला आणि 
याजकांनीं परमेश्वराचा कोर उचळन, घेतला: १३ सात 
याजक रणशिं्गे: घेऊन :बरमेश्वराच्या 'कोशापुढें ती. एक- 


२३६ 





दिवशी < अगदीं पहाटेस उठून त्यांनी: अशाच प्रकारें 


स्थानीं त्या नगरास सात प्रदक्षिणा घातल्या. १६ सातव्या 


कारण : आपण पाठविठेल्या हेरांस 


रि 


नकारा 


राहा; . त्या... समपेण केल्यावर : त्यांतली 
घ्याळ 

संकटांत घालाल... १५ सर्वे सोनें, रूपें 
पितळेची व. लोखेडाचीं: पात्रे . परमे- 
श्वरास- अपण. होत;.. तीं ..परमेश्वराच्या- भांडारांत गेलीं 
थाहिजेत.: ::२०. तेव्हां लोकांनीं. जयघोष केला आणि 
यांजंक.रणशिंगे.. वाज्लवीत. राहिले; रणशिंगांचा- शब्द. 
ऐकल्यावर _ लोकांनीं. मोठा जयघोष केला आणि : तट 
जागच्याजागी कोसळला; मग. . लोकांनीं <नीट. आप- 
आपल्यासमोर त्या. नगरांत चाळून जाऊन ते हस्तगत 


ललन 


कारही. तिचें असेलं ते बाह्देर काढा. २२ तेव्हां 
हेरांनी आंत जाऊन. रहाबेस, तिच्या आई 
; भाऊबंदांस, ' तिचे जें कांहीं. होते त॑ अ तिच्या 
आप्तजनांठा बाहेर काढून इस्ताएल लोकांच्या 


ठेविलें. होतें. १८-.समर्पित बसततूंपासून । अहोेझवाबरोबर राहिश, . आणि. त्याची कीर्ति 


तर -इद्नाएलाच्या. छावणीवर शाप । . 


पसरली. 

१ हया प्रसंगी इलाएल ठोकांनी समर्पित वस्तू- 

9 संबंधानें अपराध केला; यहूदा वंशांतील आखान बिन 
क्रमी बिन जन्दी बिन जेरड याने समर्पित बस्वपैकी 

कांहीं ठेविल्या तेव्हां . इल्लाएल लोकांवर परमेश्वराचा 


डे 
ग 


नी 


हजार .-युरुषांनी जाऊन आय :' हस्तगत करावें; 
सर्वे. कोंकांस जाण्याचे कष्ट देण्याची 
ते लोक थोडे आहेत; . ४ म्हणून 
पुरुष तिकडे रवाना झाले; पण आय 


रि ज्ञ 
ब्रैकड 


अ. 
1: 
ध्य 


मनुष्यांनीं त्यांतले अजसासें छत्तीस 
आणि आपल्या वेशीपासून शबारीमापर्यंत 
लाग>.करून उतरणीपर्यंत त्यांस मारीत 


वल | 
ह 


चं 
|] 
क 
ग्र 
1!) 


अ० ७४५६-२५ 


यहोशवा 





आपलीं वल्लें फाडिलीं आणि. तो व इलाएलाचे वडील 
जन संध्याकाळपर्यंत परमेश्वराच्या : कोज्यापुढें उपडे पडून 
राहिले; आणि त्यांनीं आपल्या डोक्यांत धूळ. धातली. 
७ यहोशवा म्हणाला, हायहाय ! - हे प्रभो देवा 
आम्हांस अमोऱ्यांच्या हाती देऊन आमचा नि:पात 
करावा म्हणून तू ही सवे प्रजा या्देनेपार कां आणिली £ 
आम्ही समाधान मानून यार्देनेपलीकडे रांहिली असतों 
तर बरें होतें ! ८ हे प्रभो, इल्लाएल्ने आपल्या शत्रूंस 
पाठ दाखविली तर मी आतां काय सांगू ! ९ आतां 
कनानी लोक आणि देह्यांतळे सर्वे. रहिवासी हॅ. ऐकून 
ऑमग्हांस घेरितोल ' आणि पृथ्वीवरून आमचें नांव 
नाहींसें करितील; तर तू आपलें थोर नाम राखण्या- 
साठीं काय करणार ६ १० तेव्हां परमेश्वर यहोदवॉला 
म्हणाला, ऊठ, असा उपडा कां पडलास ६ ११ इ्लोएल 
लोकांनीं पोप केळें आहे; मीं त्यांच्याशी केलेला करार 
त्यांनी मोडिला आहे; समर्पित वस्तूंपैकीं कांहीं त्यांनीं 


घेतल्या आहेत; एवढेंच नव्हे तर त्यांनीं चोरी व 


लबाडीहि केली आहे, ' आणि त्या वस्तु आपल्या 
सामानामध्यें ठेविल्या आहेत. १२ यास्तब ' इस्राएल 
लोकांस आपल्या झात्ूंपुढं टिकाव धरवत नाहीं, ते 
आपल्या शात्रूंस पाठ दाखवितात, कारण ते. झापप्रस्त 
'झांले आहेत; तुमच्यामधुन त्या - समर्पित अस्तु - नष्ट 
होत तोंपर्यंत तुमच्याबरोबर मी एथून पुढें असणारं नाहीं. 
१३.-तर ऊंठ, लोकांस शुद्ध कर; त्यांस सांग : उंद्यांच्या- 
साठीं तुम्ही सवे झुद्ध व्हा; कारण इस्लाएलाचा: देव 
परमेश्वर म्हणतो, हे इल्लाएला, तुह्व्यामथ्ये समर्पित 
वस्तु आहेत; तुमच्यांतून त्या समर्पित वस्तु तुम्ही दूर 
करणार नाहीं तोंपर्यंत 'तुला तुझ्य़ा वैर्‍यांपुढें टिकाव 
धरवणार नाहीं. १४ सकाळीं तुम्हांतल्या एकंएक 
वंशाने जवळ य्रेऊन उभें राहावें; ज्या वंशाची चिठी 
निघेल त्यांतल्या एकएका गोजराने जवळ यावे आणि 
ज्या गोत्राची चिठी निघेल त्यांतल्या एकएका घराण्याने 
जवळ यावें; आणि ज्या घराण्याची चिठी निघेल 
त्यांतल्या एकएका पुरुषाने जवळ. यावें. १५. ज्याच्या- 


पारशी तौ समर्पित' वस्तु सांपडेल त्याला त्याच्या । 


सर्वेस्वासह जाळून टाकार्वे; कारण त्यार्ने परमेश्वराचा 
करार मोडिला आहे, आणि इस्नाएलामध्यें मूढपणाचें 
काम केलें आहे. 

१६ यहोरावाने मोठ्या पहाटेस उठून इल्लाएलाचा 
शहकएक वंश॒& जवळ उभा केला, तेव्हां यहूदाच्या 
वंशाची चिठी निघाठी; १०७ मग त्यानें यहूदाचें एक- . 
एक गोत्र जवळ आणिलठें, तेंव्हा जेरद गोत्राची चिठी 
निघाली; आणि जेरहाच्या गोत्रांतील एकएक - घराणें 
जवळ आणिलें तेव्हां जब्दीच्या घराण्याची पिठी 
निघाली; १८ मग त्या घराण्यांतील एकएका पुरुषास 
जवळ आणिलें तेव्हां. यहूदा वंश्यांतीठ आखांन बिन 
कर्मी बिन' जब्दी बिंन जेरड याला पकडिलें. १९ तेव्हां 
यहोदोवा. आंखानासे म्हणाला, मुला, 'इस्माएलाचां देव 
परमेश्वर यास . . थोर - मान; त्याजपुढें आपलें पाप 
कबूल कर; : तूं 'कोय केलें ' ते. मला सांग, : मजपासूने 
कांहीं लपवू नंको. २० आखान यहोठावास म्हणाला, 
मीं खरोखर  इलाएलांचा देव परमेश्वर याचा अपराध 
केला आहे,. मी जें कांहीं केलें आहि ते हें: २१ ठरी 
मध्ये एक चांगला. शिनारी झगा, दोनशे शेकेल रुपें 
आणि पन्नास शेकेल वजनाची एक सोन्याची वीट हीं 
माझ्या दृष्टीस पडली तेव्हां मीं त्यांचा अभिलाष करून 
तीं. घेतलीं; ती पाहा, माझ्या डेऱ्यांत जमिनींत पुरलेलीं 
आहित. : आणि झग्याखालीं चांदी आहे. . २२ तेव्हां 
यहोशवानें::जासूद पाठविले, ते. डेऱ्याकडे धावत गेले; 
आणि :झगां त्याच्या 'डेथ्यांत छपविलेला -असून त्याच्या. 
खालीं ' सपे ठेविले आहे असें :त्यांच्या. दृष्टीस पडलें 
२३ त्यांनीं तीं. डेऱ्यांतून काहून: यहोशचा आणि - सर्वे 
इद्लाएह लोक यांजकडे आणून- परमेश्वरापुढे ठेविली. 
२४ तेव्हां यहोशवाने व त्याच्याबरोबरच्या सवे 
इद्लाएलांनीं आखान. बिन. जेर यास ब त्याच्याबरोबर 
ते स्पॅ, तो झगा व ती सोन्यांची वीट, :त्याचे-कन्यापुत्र,. 
त्यांचे बेळ, गाढवे, . शेरडेमेंढरें, त्याचा डेरा व त्यांचें 
जें कांहीं होतेंनव्हर्ते ते सवे आखोर शिंडींत नेलें. 
२५ तेव्हां यहोशवा म्हणाला, तू .:आम्हांस कां ताप 
दिला १६ परमेश्वर तुला आज. ताप देणार. मग सर्वे 


२३८ 


यहोशवा 


अ० ७४२५-८:२% 





इक्लाएलांनी त्यास दगडमार केला व तीं सवे अमीनें 
जाळून ,त्यांवर दगड. टाकिले. 
एक मोठी दगडांची रास केली ती आजवर आहे. 
तेव्हां परमेश्वराचा भडकलेला ' कोप शमला. . यावरून 
त्या स्यलास आजवर आखोर ( ताप देणारी ) .खिंड 
म्हणत आले आहेत. 
१ मग परमेश्वर यहोशवास म्हणाला, मिऊं 
€€ नको, कचरूं नको; ऊठ, स्व योद्धे आपल्याबरोबर 
घेऊन आय नगरावर चढाई कर; आय नगराचा 
राजा, त्याचें नगर आणि त्याचा देशा हीं मीं तुझ्या हातीं 
दिलीं आहेत; २ यरीहो नगर आणि त्याचा राजा 
यांचें जसें तूं केळें तसेंच आय व त्यांचा राजा यांचें 
कर; मात्र तेथली हातीं लागेल तीं मालमत्ता व गुरेढोरे 
हीं तुम्ही आपणांसाठीं लूट म्हणून ध्या; नगराच्या मागल्या 
बाजूनें लोकांस दबा धरून बसण्यास सांग. ३ त्याप्रमाणें 
महोडावानें सर्वे योद्धथांसह आय नगरावर चढाई करून 
जाण्याची तंयारी केली: यहोशवाने तीस हजार पराक्रमी 
बीर पुरुष निवडून रातोरात पाठविले. ४ त्यानें त्यांस 
आज्ञा केली कीं ऐका, नगराच्या पिछाडीस दबा घरून 
बसा; नगरापासून फार दूर जाऊं नका; पण तुम्ही सर्व 
तयारौंत असा; ५ मी आणि माझ्याबरोबरचे सर्व 
लोक त्या.नगराजवळ येऊं, आणि ते पूर्वीप्रमाणे आपल्या- 
बर हृदया करण्यास येतील तेव्हां आपणं त्यांच्यांसमोरून 
पळावयाला लागूं. ६ असे आपण त्यांस चाळवीत नगरा- 
बाहेर दूर नेऊं तोंपर्यंत ते आपल्या पाठीस लागतील; ते 
म्हणतील, पूर्वीप्रमाणेच हे आपल्याला भिऊन पळत 
आहेत; असें आपेण त्यांच्यापुढे पळूं लागूं; ७ मग दबा 
धरणाऱ्यांनीं उठून हृल्ला करावा आणि तें नगर काबीज 
करावें; कारण तुमचा देव परमेश्वर तें तुमच्या हातीं 
देणार; ८ तुम्ही ते नगर हस्तगत करितांच त्यास आग 


लावा; परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे करा; पाहा, मीं तुम्हांस 


सवे सांगितलें आहे. ९ यहोशवाने त्यांस रवाना केलें 
तेव्हां ते आयच्या पश्चित बाजूस बेथेल व आय यांच्या 
दरम्यान .दबा धरण्यासाठी जाऊन राहिळे; यहोशवा 
त्या रात्री आपल्या लोकांबरोबरच राहिला. 


१० यहोडवार्ने अगदी पहाटेस . उठून लोकांचा . 


२६ त्यांवर त्यांनीं | जमाव केला आणि तो. व इ्लाएलाचे वडील जन्‌ 
लोकांच्या आघाडीस आय .: नगराकडे चालले. ११ त्यांज- 


बरोबर सवे योद्धे कूच करून गेळे, आणि आय नगरा- 
जवळ जाऊन पोहचल्यावर त्यांनीं त्यासमोर उत्तरेस 
तळ 'दिला; ते व आय नगर यांच्यामध्यें एक खोरें 
होतें. १२ त्यानें सुमारें. पांच हजार पुरुष नगराच्या 
पश्चिमेस बेथेल व आय यांच्या दरम्यान दबा धरावयास 
ठेविले. १३ नगराच्या उत्तरेस. कोणतें सैन्य जावयाचें 
आंणि पश्चिमेस कोणीं दबा धरावयांचा हें ठरवून 
यहोशवा त्या रात्रीं त्या खोऱ्यांत राहिला. १४ आयेच्या 
राजानं हें पाहिलें तेव्हां तो. व त्याच्या नगरचे सगळे 
लोकं पहाटेस लवकरं उठून. इत्नाएल लोकांशीं सामना 
करण्यास अराबासमोर ठरविलेल्या. वेळीं गेले; 
नंगराच्या पिछाडीस लोक दबा धरून आहेत हें त्या 
राजाच्या गांवींहि - नव्हतें. १५ मग यहोडवा व सव 
इद्लाएह लोक मोडं झाल्याचें मिष करून रानाच्या 
वाटेने पळाले. ' १६ त्यांचा पाठलाग करण्यासाठीं 
नयेरच्या सवे लोकांस एकत्र. बोलावण्यांत आलें; त्यांनी 
यहोंशवाचा पाठलाग केला वें त्यानें त्यांस नगरापासून 
बरेंच दूर चाळवीत नेलें. *१७ इल्लाएलामागून गेला 
नाहीं असा कोणी पुरुष आय व बेथेल येथें राहिला 
नाहीं; त्यांनीं ते नगर खुळे टाकून इस्राएलाचा पाठ- 
लाग केला. १८ तेव्हां परमेश्वर यहोशवास म्हणाला, 
तुझ्या हातची बरची आय नगराकडे कर, कारण तें मीं 
तुम्या हातीं देतों. यहोशवाने आपल्या हातीं असलेली 
बॅरची नगरोकडे केली. १९ तेव्हां त्यानें आपला हात 


। उगारितांच दबा धरणाऱ्यांनीं लगबगीने उठून धावत 


जाऊंन नगरांत प्रवेश केला व तें काबीज केळे, आणि 
त्वरा करून त्या नगरास आग लाविली. २० आय येथील 
पुरुषांनी मगे वळून पाहिलें तों नगराचा धूर आकाशांत . 
चढतांना त्यांस दिसला, तेव्हां त्यांस ह्या बाजूला 
किंवा त्या बाजूला पळण्याची ताकद राहिली नाहीं; इकडे 
जे लोक रानाच्या मागोनें पळत होते त्यांनी उलटून 
आपला पाठलाग करणाऱ्यांची पाठ धरिली. २१ दबा 


२२९ 


अ० ८:२१-९५६ 





घरून बसणाऱ्यांनीं नगर हस्तगत केळें आहे व त्याचा 
'थूर वर येत आहे, असें यहोशवा व सर्वे इल्लाएल 
-होक यांनीं पाहिलें तेव्हां त्यांनी मार्गे उलटून 
आयकरांचा संहार केला. २२ त्यांच्याशी सामना 
करण्यास दुसरी टोळीहि नगरांतून निघाली; असे ते 
या बाजूनं व त्या बाजूने इत्वाएल लोकांच्या कचाठींत 
सांपडले; त्यांनीं त्यांचा संहार केला; त्यांतला कोणी 
जीवंत राहिला नाहीं किंवा निसटून गेला नाहीं. 
२३ आय नगरच्या राजास त्यांनी जीवंत धरून 
यहोशवाकडे आणिलें. 
त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला होता तेथें इत्लाएलाने आय 
नगरच्या सवे रहिवाऱ्यांचा संहार केला, आणि तर- 
वारीच्या धारेखालीं सांपहून त्यांचा साफ फडका 


उडाला; मग इस्लाएकळ लोक आय नगरांत परत आले व 
२५ त्या दिवशीं | 


ऱह्यावर त्यांनीं. तरवार चालविली. 
सव ल्ीपुरुष मिळून जीं माणसें पडलीं तीं बारा हजार 


होतीं, म्हणजे अर्थात आय नगरांतढीं सगळीं माणसें. | 


२६ आय येथील सवे रहिवट्यांचा निःपात होई- 
“पर्यंत यहोशवाने ज्या हातानें आपली बरची नगरा- 
कडे केली होती तो मार्गे घेतला नाहीं. २७ परमे- 
श्वराने यहोशवास सांगितल्याप्रमार्णे इस्लाएल लोकांनीं 
त्या नगरचीं गुरेंढोरें व इतर मालमत्ता मात्र स्वतांसाठीं 
लूट म्हणून घेतली. २८ तेव्हां यहोशवाने आय नगरास 
आग्र लाविली व त्याची कायमची नासधूस करून 
-टाकिली; आजवर ते तसेंच उजाड पडलें आहे. 
२९ आय नगरच्या राजास यहोशवाने संघ्याकाळपयंत 
झाडाढा टांगिलें होतें आणि सूर्यास्ताच्या वेळीं त्याच्या 
आज्ञेने त्याचें प्रेत झाडावरून उतरून नगराच्या वेशी- 
'पाशीं त्यांनीं टाकिळें आणि त्याजवर एक धोंब्यांची मोठी 
रास केली, ती आजपर्यंत आहे. 

३० मग यहोशवाने इखाएलाचा देव परमेश्वर 
याच्याप्रीत्य्थ  एबाल  पवेतावर वेदी बांधिली; 
३१ परमेश्वराचा सेवक मोझे याने इद्ताएलास आज्ञा 
दिली होती  तीप्रमार्णे, मोझाच्या नियमशात्रांत 
'लिहिळ॑ आहे. त्याप्रमाणे, म्हणजे न घडलेल्या 


२४ मैदानांत म्हणजे रानांत ! 





दगडांची वेदी त्याने बांधिली; धोंड्यांस लोखंडाचा 
स्पर्श म्हणून झाला नव्हता; त्या वेदीवर त्यांनीं परमे- 
श्वराला होमबालिे आर्पिळे,. आणि झांत्यपेणें केली. 
३२ त्याच ठिकाणीं यहोशवाने इस्ााएह लोकांदेखत 
त्या धोंब्यांवर मोशाने लिहिलेल्या नियमशाह्लाची नकल 
उतरिली. ३३ मग सर्व देझीपरदेश्ी इस्ाएहळ लोक 
आपले वडील पुरुष, सरदार व न्यायाधीश यांसह 
परमेश्वराच्या कराराचा कोश वाहणाऱ्या लेवीय 
याजकांच्यासमोर त्या कोशाच्या अलीकडे व पलीकडे 
उभे राहिळे; अर्धे लोक गरिल्यीम पवेतासमोर व अर्धे 
लोक एबाल पवेतासमोर उभे राहिले. परमेश्वराचा सेवक 
मोझे यानें आज्ञा दिली होती कॉ इस्राएल लोकांस 
प्रथम आशज्ीवीद द्यावा. ३४ मग आक्षीवोदाची व 
झापाचीं वचनें . नियमकाक्रांत लिहिलीं आहेत तीं सवे 
यहोशवाने वाचून दाखविली. ३५ मोशाने दिलेल्या 
सगळ्या आज्ञा इस्राएल लोकांच्या एकंदर मंडळीसमोर 
व त्यांच्या स्त्रिया, मुलेंबाळें व त्यांच्यामध्यें, राहणारे 
परदेज्ीय यांच्यासमोर वाचून दाखविल्या; त्यांतला 
एक इब्दहि सोडिला. नाहीं. 
१ है. ऐकून हित्ती, अमोरी, कनानी, परिख्वी, 
९ हिन्वी आणि यबूसी यांचे जे राजे यादेनेच्या 
डोंगराळ देशांत, तळवटींत आणि लबानोनासमोर 
महासागराच्या तीरीं राहत होते, २९ ते सगळे एकोपा 
कशरून यहोडवा व इस्राएल लोक यांच्याशी लढण्यास 
जमा झाले. १... 

३ यहोशवाने यरीहो आणि आय. या नगरांचें 
काय केलें हें गिबोनाच्या रहिवाश्यांनी ऐकले; 
४ तेव्हां त्यांनीं कपटाची युक्ति योजिली; त्यांनीं 
वाटेसाठीं क्षिघा. घेतला आणि आपल्या गाढवांवर जुनीं 
गोणताटें व जुने, फाटलेले, ठिळें मरारिलेले द्राक्षारसाचे 
बुधले लादिळे; ५ त्यांनी आपल्या पायांत शुने व 
ठिंगळांचे जोडे घातले, अंगांत जुनेपुराणे कपडे 
चढविले; त्यांच्या शिदोरीच्या भाकरी वाळून 
त्यांचा भुगा झाला होता. ६ ते गिल्गालाच्या 

"१ अथबाःवकिलांचे सोंगघेतठे. ||| 


२४० 


अ० ९४६-१०८४१ 





_ यहोशवाकडे जाऊन त्यास व इख्ाएल 
लोकांस म्हणाळे, आम्ही दूर देशाहून आलों 
आहों, आम्हांबरोबर करारमदार करा. ७ इस्लाएल 
लोकांनीं त्या हिव्व्यांस म्हटले, कोण जाणे कदाचित्‌ 
करारमदार कसा करावा ९ ८ ते यहोदावास म्हणाले, 
आम्ही तुझे. दास आहों. यंहोशवाने त्यांस विचारिर्ले, 
तुम्ही कोण व कोठून आलां £ ९ ते म्हणाले, तुझे दास 
दूर देशाहून तुझा देव परमेश्वर याःवं नांव ऐकून आले 
आहेत; त्याची कीर्ति व त्यानें मिसरांत कायकाय केलें 
हँ सवे आम्ही ऐकले आहे; १०. आणि यादेंनेच्या पूर्वेस 
अमोऱ्यांचे दोन राजे म्हणजे हेळबोननिवासी राजा 
सीहोन आणि अष्टारोथनिवासी बाशयानाचा राजा ओग, 
यांचें त्यानें काय केळे हे॑ आम्ही जाणून आहें. 
११ तेव्हां आमची वडील माणसें. आणि आमच्या 
देशचे सर्वे रहिवासी आम्हांस म्हणाले, वाटेसाठीं 
आपल्याबरोबर शिदोरी घेऊन त्यांची भेट घेण्यास जा 
आणि त्यांस सांगा. की आम्ही तुमचे दास आहों; आतां 
आम्हांशीं करारमदार करा. १२ आम्ही तुम्हांकडे 
येण्यास निघालो त्या दिवशीं आम्हीं धराहून अगदीं 
ऊनऊन भाकरो घेतल्या होत्या पण त्या आतां अगदीं 
वाळून गेल्या आहेत व त्यांचा भुगा झाला आहे. 
१३ हे द्राक्षारसाचे बुधळे आम्हीं भरून घेतले तेव्हां 
ते नवे होते, पण ते आतां फाट़नतुटून गेले आहेत; हे 
आमचे कपडे व आमचे जोडे फार लांबच्या भ्रवासानें 
जीणे झाले आहेत. १४ तेव्हां त्या पुरुषांनी परमेश्वराला 
बिचारिल्याबांचून त्यांचें अन ग्रहण केटें. १५. मग यहो- 
दावानें त्यांजशीं सल्ला करून त्यांस जीवंत ठेवण्याचा 
करार केला; मंडळीच्या सरदारांनींहि त्यांजशीं आण- 
भाक केली. १६ त्यींच्याशीं करार . झाल्यावर तीन 
दिवसांनीं त्यांस समजलें कीं हे आपले शेजारी असून 
आपल्यामध्ये राहणारे आहेत. १७ नंतर इस्वाएल 


लोक कूच कलून तिसऱ्या दिवशीं त्यांच्या नगरांस 


जाऊन, पोहचले. त्यांच्या नगरांचीं नांवें हीं: गिबोन, 
कफीरा, वैरोथ व किर्याथ-यारीम. १८ इस्नाएल लोकांनीं 
१६ 


त्यांस मारून टाकिले. नाहीं, कारण मंडळीच्या सरदारांनी 
इस्माएलाचा देव परमेश्वर याच्या नामाने आणभाक 
केली होती; पण सर्व मंडळीने सरदारांविरुद्ध कुरकुर 
केली. ९९ तेव्हां ते सर्वे सरदार मंडळीस म्हणाले, 
आम्ही 'इत्राएलाचा देव परमेश्वर याच्या. नामाने 
त्यांजशीं आणभाक केली आहे; तर आतां आम्हांस 
त्यांस हात लावितां येत नाहीं. २० त्यांच्याशीं आम्ही 
असेंच वागणार; त्यांस आम्ही जीवंत राखणार; तसें 
न केल्यास त्यांजशी आणभाक केल्याक्रारणानं आम्ही 
क्रोथपात्र होऊं. २१ तेव्हां सरदारांनी त्यांस 
सांगितलें क्री त्यांस जीवंत सोडा: सरदारांनी त्यांस 
सांगितल्याप्रमाणें त लोक संव मंडळीचे लाकूडतोड्ये 
व पाणक्ये झाले. २२९ यहोशवाने र्य़ांस बोलावून म्हटलें, 
तुम्ही आमच्यामध्ये राहत अंसून आम्ही फार दूरचे 
आहों असें सांगून आम्हांस कां. फसविले 
२३ तर आतां तुम्हांस असा शाप आहे कीं तुमच्यां- 
तल्या कोणास दास होणे चुकावयाचं नाहीं; तुम्ही 
माझ्या देवाच्या मंदिरी लाकूडतोब्ये व॒ पाणक्ये होऊन 
राहाल. २४ ते यहोशवास म्हणाले, हा सवे देश 
तुम्हांस देईन आणि तुम्हांसमोर देशच्या सव रहि- 
वाऱ्य़ांचा संहार कर्रीन असे तुझा देव परमेश्वर यानं 
आपला सेवक मोठी यास सांगितलें होतें, हें खरोखर 
तुझ्य़ा दासांच्या कानीं आटे; तुमच्यासुळें आम्हांस 
आमच्या जिवाची भीति पडली म्हणून असले काम 
आम्हीं केलं. २५ आतां पाहा, आम्ही तुझ्य़ा हातीं 
आहों; तुला बरें व टीक दिसेल तसे आमचें 
क्रर. २६ त्यानं त्यांची विनंति .मान्य केली ब त्यांस 
इस्राएल लोकांच्या हातांतून सोडविळें; ऱ्यांनीं त्यांचा 
संहार केला नाहीं. २७ यहोशवाने न्या दिवशीं 
मंडळीसाठी आणि परमेश्वर निवडणार होता त्या 
स्थानाच्या वेदीसाठीं त्यांस लाकूडतोड्ये व पाणक्ये 
नेमून ठेविलें, तसे ते आजवर आहेत. 
१ यहोशवाने आय नगर घ्रेऊन त्याचा 
६ ७ सर्वस्वी विध्वंस केला, आणि जसें त्यानं 
यरीहोचें व त्याच्या राजाचें केलें तसेंच आय 


२४१ 


अ. १०५१-२४ 

न व त्याच्या राजाचें केळे, आणि गिबोनाचे 
रहिवासी इस्लाएह लोकांशीं सल्या करून त्यांच्यामध्यें 
जाळन राहिले; हॅ. सर्व .यरठालेमाचा राजा अदोनीसदेक 


यानें. ऐकलें;- २ तेव्हां त्यांस दहदत पडली, कारण. 


गिबोन हें. मोठें नगर आतून राजधान्यांपैकी. होतें आणि 
तें आय नगराहून मोठें असून तेथले सवे. लोक बलाढ्य 
होते. ३ तेव्हां यरुदालेमाचा राजा: अदोनीसदेक .यानें 
हेह्ोनचा राजा होह्याम, .यमूंथचा राजा पिराम, 
लाखीराचा राजा .याफीय आणि एग्लोनचा राजा 
दबीर थांस निरोप पाठविला की ४ मजकडे - येऊन 
मळा कुमक करा, आपण गिबोनास मार देऊं; कारण 
त्याने यहोशवाशी व इस्राएल लोकांशीं सल्ला केला आहे. 
५ तेव्हां यरुशलेम, हेत्रोन; यर्मूथ, लाखीश, आणि 
एग्ठोन येथल्या पांच अमोरी राजांनीं आपल्या सेना 
जमा करून चढाई केली आणि गिबोनासमोर तळ 
देऊन .ते त्याच्याशीं लहू लागले. ६ तेव्हां गिबोनाच्या 
रहिवाऱ्यांनी गिल्गालच्या छावणींत यहोशवाला सांगून 
पाठविलें कीं आपल्या दासांवरला आपला हात मागें 
घेऊं नको; त्वरेने. आम्हांकडे येऊन. आसचा बचाव 
कर; कारण ढोंगरवटीचे सवे अमोरी राजे एकत्र जमून 
- आम्हांवर आले आहेत. ५ तेव्हां यहोशवा आपले 
योदे. व सवे शर वीर यांस बरोबर घेऊन गिल्गाल 
येथून निघाला. ८ परमेश्वर यहोशवास म्हणाला, त्यांची 
भीति धरूं नको; मीं त्यांस तुझ्या हाती दिलें आहे; 
त्यांतला एकहि पुरुष तुझ्यापुढे टिकाव धरणार नाहीं. 
२ यहोशवा त्यांजवर एकाएकीं चाल करून आला; 
त्तो रातोरात गिल्गालाहून कूच करून गेला. १० परमे- 
- श्वरानं इस्राएलापुढें त्यांची गाळण केली व त्यांनीं 
गिबोनापाशीं त्यांची अगदीं कत्तळ उडवून बेथ-होरोनच्या 
घाटांत त्यांचा पाठलाग केला आणि अजेका व मक्रेदा. 
येथपर्यंत ते त्यांना मारीत गेले. १५ ते इस्लाएलापुढून 
पळून बेथ-होरोनच्या उतरणीवर आल्यावर अजेकास 
जाऊन पोहंचेपर्यंत परमेश्वराने आकाझांतून मोठाल्या 
गारा त्यांजवर पाडून त्यांस ठार केलं; इस्माएल लोकांनीं 
तरवारी: मारिले त्यांहून अधिक लोक गारांनीं मेले. 





१२ परमेश्वराने. अमोरी लोकांस इस्चाएह लोकांच्या 
हातीं. दिलें तेव्हां. यहोदवा . परमेश्वराशी बोलला 
इत्माएलासमक्ष तो असें म्दणालाः 

“हे. चंद्रा, तूं अयालोनच्या खोऱ्याबर स्थिर हो. 
१३-तेव्हां सूर्य स्थिर झाला आणि. चंद्र थांबला,.. 

त्या राष्ट्राने आपल्या .वैर्‍यांचें. पुरें उसने. फेडीपर्यंत 

- ते थांबले. 
याझार . नामक ग्रंथांत ही कथा लिहिली आहेना १ 
सूर्य. आकाशमंडळांत थांबला आणि जवळजवळ चार 
प्रहर अस्त पावला नाहीं. १४ असा दिवस पूर्वी कधीं 
आला माहीं व. पुढेंहि येणार नाहीं; परमेश्वराने मानवाचा 
शब्द ऐकला; परमेश्वर इस्राएलासाठी. लढला. 

१५ मग. यहोदावा सर्वे इस्नाएलांसह गिल॒गालच्या 
छावणीकडे परत गेला. 

१६ ते पांच राजे पळून जाऊन सक्केदाजवळील एका 
गुहेंत लपून राहिले. . १७ ते पांच. राजे मकेदा येथील 
गुहेंत लपले आहेत असें कोणीं “यहोशवास कळविटें. 
१८ तेव्हां यहोशवाने सांगितठें कीं गुहेच्या तोंडावर 
मोठमोठे धोंडे लोटा आणि तिच्यावर मनुष्यांचा पहारा 
ठेवा; १९ - पण तुम्ही थांबू. नका, आपल्या इात्रूंचा 
पाठलाग करून त्यांच्या पिछाडीच्या. लोकांस मारून 
टाका, त्यांस त्यांच्या नगरांस पोहंचूं देऊं नका; कारण 
तुमचा देव परमेश्वर याने त्यांस तुमच्या हातीं दिळें आहे. 
२० यहोदाबा आणि इस्राएल लोक यांनीं त्यांची मोठी 
कत्तल करून त्यांचा संहार करण्याचें काम आटोपिले; 
त्यांतले कांही. लोक बचावून तटबंदीच्या ' नगरांत गेळे, 
२१ तेव्हां सवे लोक मक्केदाच्या छावणीस यहोशवाकडे 
सुखरूप आले; इस्गाएलाविरुद्ध कोणींहि शब्दसुद्धा 
काढिला नाहीं. २२ तेव्हां यहोशवाने आज्ञा केली कीं 
गुहेचें तोंड उघडून त्या पांच राजांस मजकडे घेऊंन या. 
२३ त्यांनीं त्से केलें आणि यरूालेम, हेब्रोन, यमूथ, 
लाखी आणि एग्लोन येथील पांच राजांना गुहेतून काहून 
त्याच्यापुढे आणिलं. २४ ते त्या राजांस यहोऱताकडे 
घेऊन आले तेव्हां सवे इस्राएल लोकांस बोलावून 


र्ड्रे 





_ तो . आपल्याबरोबरच्या योडयांच्या नायकांस 








म्हसोळा, जवळ. येऊन: आपले पाय-या राजांच्या 
मानांवर ठेवा;- त्यांनी जवळ-.य्रेऊन त्यांच्या मानांवर 
पाय दिले. २५ यहोशवा त्यांस म्हणाला, भिऊं:नक्रा, 
क्लादी लढाल:: त्या: तुमच्या सव शत्रंचें :परमेश्वर. असेंच: 


कचरू. नका, हिंमत. धरा, ,धीर धरा 


करणार... २.६४ नंतर::महोदावात्ते;त्या राजांस ठार मारवूनं 


ध्रांत्र. शक्षांक/ त्योह टांसिलें, .आणि.. ते: संध्याकाळपर्यंत ' 


त्या शक्कांवर ठटकंत गाहिळे...२७:सुय्यीस्तसमर्यी-महीरवाऱच्या 
आज्ञेवरून. लोकांनीं .त्यांस त्या वरक्षांबरून.. उतरिळें आणि 
ज्या गुदेत ते. लपले. होते तींत : त्यांस ८सक्रिळें, आणि 
त्या गुहेच्या तोंडीं त्यांनी मोठमोठे .. धोडि.. छोटूनं 
ठेविले; आजवर ते. तसेच आहेत. 





वारीनें त्याचा सर्वस्वी संहार केला, त्याच्या राजासहि 
मारून टाकिले आणि जेवढे म्हणून प्राणी तेथे होते 
. त्यांपैकी कोणालाहि जीवंत राह. दिलें नाहीं; त्यानें 
यरीहोच्या राजाचें जसें *त्सेंच - मक्तेदाच्या 
राजाचें केलें 

२९ मग मकरेदाहून निघून सवे: इद्लाएठांस बरोबर 
घेऊन यहोदावा. लिन्ना येथें. गेला व त्याशी : लढला. 
३० परमेश्वराने ते. नगर व त्माचा. : राजा ह्यास 
इल्लाएलांच्या हाती. दिळें. आणि यहोशवाने . त्याचा 
व त्या. नगंरांतल्या सषे प्राण्यांचा. तरवारीने संहार 
केला; त्यांतल्या कोणाठा जौवंत राहूं दिलें नाहीं; 
यरीहोच्याः- राजाचें. जसें त्याने. केलें तसेंच त्यानें 
येथल्याहि सजाचें. केलें. 

३१ मग लिव्ना सोहून सर्व. इद्लाएलांसह यहोशवा 
ठाखीश येथें: गेला आणि . त्यासमोर तळ देऊन त्याशी 
लढला; ३२: परमेश्वराने. लाखीदा इसलाएलाच्या हातीं 
दिळें.क॑ त्यांनी. तें दुसऱ्या दिवशीं घेतलें. लिव्ना येथील 
सर्व. प्राण्यांचा: त्यानें... तरवारीने संहार केला होता 
तसाच लाखीश येथेंहि केला 

३२. तेव्हां. .गेजरचा राजा होराम हा लाखीझाला 
कुमक. करण्यासाठीं : चाळून आला; तेव्हां यहोदावानें 





अ० १०$२४-अडे 








त्याचा ब. त्याच्या लोकांचा एवढा संहार केला कीं 
त्यांतल्य़ाःकोण्मसहि जीवंत राहूं दिलें. नाहीं 

-.ते&1:मय लाखीश सोडून: यहोशवा सर्वे इत्लाएलांसह 
एब्लेनं येथें - गेला;. त्यासमोर तळ. देऊन ते त्याशी 


हढाळे;:. २५: त्यांच दिवशीं. त्यांनीं: सें. नगर॑-घेतलें आणि 


ऱ्यांची. ःतरवारीने संहार केला; :लाखीशांत जसा सर्व 
प्राण्यांचा सवेस्वीं. संहार केला. होता. तसाच. त्यानें त्या 
६. मग - एग्लोन सोहून यहोवा सर्व इल्लाएलांसह 
हेबोनास 'गोला; आणि ते त्याशी लढले; ३७ त्यांनी तें 
नगर घेतलें आणि .तें, त्याचा. राजा, त्याचीं सवे नगरे 
आणि त्यांतळे सर्व प्राणी यांच तरवारीने. संह्मर केला; 


ी .। यहोशवाने. एग्लोनांतल्यासारखेंच- हेओोनांतहि कोणास 
९८ त्या. दिवशीं यहोशवाने मक्केदा घेऊन तर- । 


जीवंत राहूं. दिलें नाहीं; त्याने त्याचा आणि त्यांतल्या 
सवे प्राण्यांचा. सर्वस्वी संहार केठा. : 

३८ मग यहोदावा : सर्वे इद्लाएलांसह' भागे वळून 
दबीरास . गेलाः आणि त्याशी लढला; ३९ तेथला 
राजा. व त्याचीं सर्व नगरे. त्यानें हस्तगत करून 
त्यांचा... तरवारीने. संहार ' केला; त्यांत “जेवढे प्राणी 


होते. त्यांचा. त्यानें सवेस्वीं . संहार केला, कोणाला... 


जीबंत. राहु दिलें नाहीं. हेत्रोनचें आणि लिब्ना* व 
त्यांचे राजे. यांचें जसें त्याने केळे तसेंच दबीर व 
त्याचा रांजा यांचेंहि केलें. र 

४० या प्रकारें. यहोशवाने त्या सव देशाचा म्हणजे 
पहाडी प्रदेश, दक्षिण देश, तळवट व उतरण हे सर्वे 
प्रांत आणि त्यांचे राजे यांचा धुव्वा उडविला, कोणाला 
जीवंतः''राहुं दिलें नाहीं; इस्गाएलाचा देव परमेश्‍वर 
याच्या आज्ञेप्रमाणे सव प्राण्यांचा त्यानं सवस्वी 
संहार ' केला. ४१ यहोशवाने कादेश-बर्ण्यांपासून 
गन्यापर्यंतचा मुलूख. व गिवोनापर्यंतचा सर्वे गोट्येन 
श्रांत यांचा धुव्वा. उडविला. ४२ हे सर्व राजे . 
व:त्यांचे देश यहोशवाने एकाच वेळेस घेतले: कारण - 
इस्लएलाचा देव परमेश्वर इद्षाएलांतर्फे ळंढला. ४ 
मग यहोशवा सर्व इत्लाएल्मंसंहं गिळगाठच्या छावणीस 
परतीला. 


२्श्रे 


अ०-११४१-२२ यहोद्तवा 





।_ उ. को ऐकून हाशोराचा राजॉ. योबीन्याने , त्या राजांची सर्व -नंगरें व त्यांचे संब: राजे हस्तगत करून 
- दे 3) मादोनांचा राजा ;योबोब: 'ऑणि 7 शि्रोनोंचा | व “त्यांचा 'यहोशवानं तरवारीने संहार करून . सर्वस्वी 
* "राजा 'व असाफॉर्चा राजा यांस, १० त्याथ्रंभार्णेच | विष्वसं केला. १३ “सर्थाषि आ. नगरे टेकल्यांवर 
उत्तर दिशेस” डोंगराळ प्रॅढैझांत;  किनतेरोथारयो दलिंणे- । वसली: होती. *तीः इसाएल' लोकॉर्नी'- जाळिली नाहींत. 
कडील अराबांत;* तॅळेवंडीते - आणणि: पॅश्रिमेकडीर्क दोरीच्या मंत्रे हासोर 'नगरं 'गहोरावाने 'जळिळें.. १४-ह्या नगरां- 
'माळांत: :असलेस्या:- राजांस; ३ पूर्वेकडंके' ल । सील सरे “मालमत्ता व गुरेढोरे इंक्षाए्लः लोकांनीं ल॑टून 
_ 'पथचिमेकडठे-क्रनांनी;>अमोसी, हिती, . बॅरिजी व-अॉंगर-) मेळी. पेण तंरेवारं चालवूम मनुष्याचा नि:पात 'कॅळा, 
- वटीचे यबूसी आणि हर्मान फ्हाडाच्या तळाशी 'मिस्पा । एकहि* जगी: जोवंते* संह 'दिला* नोदी: १४ परमेश्वराने 
प्रांतांत ..राहणारे ': हिंव्वी “यांस ' बोलावणे पाठविलें... आपला - सॅरथिकं' मोशेः 'योसः * आहि केल्योप्रमाणे मोशानें 
४. तेव्हां ते सगळे 'आफआपल्य़ा सेना घेऊन सागरं- । यहोशवॉलां' * सांगितेळे;* आणि*त्याप्रमाणें . यहोशवाने 
तीरींच्या : वाळूसारखे. अगणित असे * बाहेर. "निधीळे; | केलें: परमेत्रेरनें: मोडयाला- सांगितर्ठेटी . कोणतीहि. गोष्टे 
त्यांच्याबरोधरः घोडे 'आणि रंथः'पुष्कळःहोते. 9 ह्यॉ'संवे । केल्योवांचून-त्याने सोडि नाही: --_ 
'राजांनीं “एकबंट : होऊन : इस्नाएलॉशीं लढण्यासाठी | १६ या प्रकारें यहोशवाने डोंगरी. मुंटूख,-सर्व दक्षिण 
मेरोम सरोवरापार्शी!- तळ दिला. '६ : तेव्हां परंमेशेर । देश, सवे गोशेंन प्रांत; *तळवेट, 'अंराबा, इस्लाएलाचा 
यहोदावास म्हणाला, त्यांस ' मिऊं * नको; -कारण उद्यां । डोंगराळ प्रदेश :कॅः त्याची तेळंवट हीं घेतली; 
ह्या, वेळीं मी: त्या... सर्वास - इल्लाएलाच्या- हातीं. देऊन | १७ सेडॅरच्या वाटेवरील. हॉलांक *डोंगरांपासून हर्मन 
त्यांचा. संहार ::करीन; तेष्हां तूं ..त्यांच्या घोच्यांच्या । फरवेततळींच्या लबानोनॅ- खोऱ्यांतींल बॉल-गाद येथवरचा 
मांड्यांच्या शिरा : तोडून : ठाक 'व. त्यांचे. रथ- अभ्नीनें | सर्वे :सुक्षख. बःत्यांतले'-सव राजे त्यानें हस्तगत केले 
“जाळ. ७. तेव्हां यहोशवा. सवे. .योद्धथेसंह. मेरोम::सरो- | आणि त्यांचा .मोड करून. त्यांस जिवें मारिले. १८ त्या 
चराषाशी ;अकस्मात्‌ दाखल होऊन . त्यांजवर :तुटन | सर्व. “राजांशी “यहोशवाने: बहुत कोळ युद्ध केलें 
पडला. > ८ . परमेश्वरानं त्यांस इस्नाएलाच्या हातीं -दिलें; | १९८ : गिबोनोत राहणाऱ्या “ हिव्व्यांखेरीज इस्राएळ 
त्यांनीं " त्यांस. मार देऊन: सीदोन मंहानभरापर्यंत व | लोकांशीं * सल्ला” केला असें. एकहि * नेगेर. - नव्हते; 
मिरूपोथ-माईमापर्यंत आणि पूर्वेस. मिंत्या खोऱ्यापर्यंत | ती सवे * त्यांनीं : लहून घेतंती. २० कारणं परमे; 
त्यांचा पाठलाग केला व त्यांस मारून टाकिले; त्यांतला । श्वराचा असा. मानस _. होता. कीः त्यानें मोंशाला 
एकहि कोणी. जीवंत राहूं दिला नाहीं. ९ परमेश्वराने । सांगितल्याप्रमाणे॑ त्यांचा निखालस निःपात. करावा. 
सांगिते॑ होतें त्याप्रमाणे यहोडवानं.* त्यांचें केलें; । त्यास कांही दयामाया न दाखवितां. त्यांचा संहार 
त्याने. त्यांन्या बोड्यांच्या मांड्यांच्या शिरा. तोडिल्यांःव । करावा, म्हणून त्यानें त्यांचीं मने--कठींण केली. आणि 
त्यांचे रथ अभीने जाळिले. ते इत्वाएलाशीं- युंद्द करण्यास बाहेर निषाले. 

१« त्या समयीं यहोशवाने मागें परतून हासोर |.. २१ त्या वेळीं यहोशवाने पहाडी देशांत जाऊन 
घेतलें, व त्याच्या राजास तरवारीनं वधिलें: पूर्वी हासोर । हेत्रोन, दंबीरे व अनाब यांतल्या आणि यहूदा व 
हें त्या सवे राज्यांमध्ये प्रमुख होतें. ११ जेवढे प्राणी | इंख्राएल “यांच्या सर्व डोंगराळ प्रदेशांत राहणार्‍या 
त्यांत राहत . होते त्या. सर्वांचा त्यांनीं तरवारीने | अनाकी लोकांचा “नाश केला आणिं त्यांचा व त्यांच्या 
भवेस्वीं. संहार करून कोणताहि प्राणी जीवंत: ठेविला । नगरांचा. सर्वस्वी निःपात केला. २२. इस्नाएल लोकांच्या 
नाही; आणि त्याने हासोर . ह्यास आग लावून तें-जाळून । देशांत कोणी. अनाकी' जिवंत राहिला नाहीं; मात्र गजा, 
टाकिले. १२ परमेश्वराचा सेवक मोशे याच्या आह्ञेप्रमाणे | गध. व अदोद यांतले. थोडे - लोक जिबंत राहिले. 


स्ड्ड 


अर १९५२३- शके: 





३.३ 'परमेश्राने :मोशाला : सांगितले होतें. त्याप्रमाणे 


यहोदांषार्नेः सवे देश. प्रेेला “आणि ' तोः | 


लोकांच्या * वंशांच्या. नियमाप्रमाणे त्यांस वाटेन वतस 


करून .. दिला; .. तेव्हां : देशास युद्धापासून विसावा | 


मिळाडा. 
त १ यार्दिनेपलीकडे  उगवतीकडीलआणांचे 
१ २ श्ोऱ्यापासून. हर्मोन' पर्मतार्यंत- असलेले देश 
आणि 'पूर्वेकडीळ झराबांतीछ सवे: देश इस्राएल 
: .होकांनीं आ्लढून कांबीजः' केले; त्यांच्या राजांची नांवें 
हीं £- २ आणोन खोऱ्याच्या कडेवरल्यः अरोएर -नगरा*्‌ 
पासूनः* व ' त्याच खोऱ्याच्या मध्यभागापासून अम्मोर्नी 
लोकाच्या. सीमेवरील यब्बोक नदीपर्यंत असलेल्या 
भ्षेध्यां गिलादावर; ३ आणि पूर्वेस :किलेरोथ सरोबरापासून 


बेथःयशिमोधाच्या. वाटेवरल्या. सपाटीपर्यंतः: म्हणजे क्षार । 
समुद्रापर्यंत असलेला प्रांत आणि दक्षिणेस. पिसगाच्या . 


, उतरणीपर्यंतचा सवे. प्रदेश यांवर ' अमोर्‍यांचा राजा 
हेशबोननिवासी सीहोन “याची सत्ता होती; ४. अवशिष्ट 


राहिलेल्या रेफाई लोकांतला. बाशांनाचा राजा ओग, | 


हा अष्टारोथ व एंद्रई येथें राहत असे; ५ हर्मान. पर्वत 


सटका, गहरी, व माकाथी यांच्या सीमेपर्यंतंची 


सगळा. बाशान ' प्रांत. आणि हेशबोनाचा राजां 
सीहोन याच्या मुलेखाची सीमा येथवर त्याची सत्ता 
अध्या गिलांदावर होती. ६ परमेश्वराचा सेवक मोशे 
आणि इस्लाएल. लोक यांनीं .त्याचा मोड केला होता; 
आणि परमेश्वराचा सेवक मोझे यानें त्याचा देश 
रऊनेनी, गादी व मनरशाचा' अधी वंश यांस वतन 
केरून दिला होता.. 

७ यार्देनेच्या * पश्चिमेस लबानोन खोऱ्यांतील बाल- 
गांदापासून सेईरास जाणाऱ्या घाटांतील हालाकर पवेता- 


पर्यंत ज्या राजांचे देश होते व ज्यांस यहोशवा व इस्चाएल । 


लोक ह्थॉनीं मारिळें त्यांचीं नांवें हीः हे देश यहोशवाने 
इस्राएल लोकांच्या वंशांप्रमार्ण व विभागांप्रमाणे त्यांस 
वतनादाखल. वांटून दिले. ८ हित्ती, अमोरी, कनानी 
परिज्जी, हिव्वी, यबूसी हे डोंगराळ प्रदेश, तळवट, अराबा, 
उतरण, रान आणि देक्षिण देश यांत राहत होते; ९ यरी- 





हीचा राजा 'एक, बेथेलच्या: बाजूस जें आय' त्यांचा राजा 
एंक, २१० यरुदालेमाचा राजा: एक, हैब्रोनांचा . राजा 
एक, ११ यर्मूथाचा :राजा 'एक, लाखीशाचा राजा एकं, 
१२९४ 'इंस्लोनांचा राजा एक, गेजेराचा राजा एक 
१३” देबीरांचा सजा एंक, गेदेराया राजा एक, १४ 
हर्मीचो राजा 'एंकंः अरोंदाचा राजा. एक, १५:लिब्नाचा 
राजा. एक; अदुक्ममाचा -राजा एक, १६८ मकेंदांचा 
राजा ऐक, नेथेलचा रोजा एक, १७... तं॑ष्पूहीचा 
राजा एक, . हेफेरांचा “राजा: एक, . १८ अफेकॉंचा 
राजा एक, लहारोनांचा. राजा; एक; १९ मांदोनाऱचा 
राजा ऐक, होसोराचा शेजा एंक, “२० :शिस्रोन- 
मरोनाचा रोजा एक, *  अक्षाफाचा राजा “ एक; 
२१ तानखांचा राजा एक; मगिहोचा राजा एक; 
२२ 'केदेशाचा राजा एक, कॅमेलाजवळीलं : यकमामांचा 
राजा एक, २३ दोरत्च्या.- दोंगरवटींतील दोराचा राजा 

गिंल्गालच्या राष्ट्रांचा रांजा. एंक, २४ 'तिरसाचा 
राजा. एक; हे. सेवे राजे एकंदर 'एकतीस होते 

“ ___ १ यहोशवा ओता. फार बुद्ध व वयोतीत 
१ ३. झाला, तेव्हां परंमेधर: त्याला म्हणाला, ते. शद 
१” व वयांतीत झाला आहेस आणि देशा्वा बराच 
भाग अजून ताब्यांत यावयाचा. राहिला आहे. २ जे 
प्रदेश बाकी राहिले आहेत ते हेः पलिष्ट्यांचा अवेघो 
प्रदेश, सारे .गशरी; २ मिसरापुढील शीहोर. नदीपासून 
उत्तरेकडील  एक्रोनाच्या सीमेपर्यंतचा कनान्यांचा 
म्हणून मोडत असलेला प्रांत, तसेच पलिष्ट्यांचे .पांच 
सुभे म्हणजे गळ्ञा, .अश्दोद, अष्कलोन, गथ-व 
एकोन; यांखेरीज, दक्षिणेकडले अव्वी, ४ अफेक ब 
अमोऱ्यांची सरहद्द येथपर्यंतचा ' कनान्यांचा सर्वे देश व 
सीदोन्यांचा मारा नामक देश; ५ आणि गिबली 
यांचा देश, तसेंच उगवतीकडीळ हर्मोन पर्वतांच्या 
तळापासून, बाल-गादापासून हमाथाच्या घाटापर्यंत 
सर्वे. लबानोन. ६ लबानोनापासून मिस्नपोथ-माईमपर्यंत 
सीदोन्यांच्या डोंगराळ देशचे रहिवासी. यांस मी इस्ना£ 
एक: लोकांपुढ्ठन' घालवून देडेन; एवढें मात्र तूं कर कीं 
माझ्या आज्ञेप्रमाणे चिठ्या टाकून त्यांचा देश इस्राएट 


२४५ 


अर १३६-१७:२.. 


_ वांटून दे. -७. हा देश नऊ: वंश व मनस्शाचा : 
अधी वंश यांस क्‍्तनादाखल वांटून : दे. ८ ममऱहाच्या : 
चाकींच्या अध्यो : वेशास आणि . रऊनेनी च: गादी यांस 


चतनाचा. वांटा . मिळून चुकला आहे; परमेश्वराचा सेंवक 
ओशे यानें पूर्वेस यादेनेपलीकडे त्यांस. आपण: केलेल्या 
ठरावाम्रमाणें . वतन. दिलें;- ९ म्हणजे आणोन. खोऱ्याच्या 
चाजूस. असलेलें असेएर ब खोर्‍्यासप्रकें. नगर. यांपासून 
गिब्रोनापर्यंतचा- मेदब्राचा सर्च प्रक्षराचा प्रदेश, १० 
अम्सोन्यांच्या हद्दीपर्यंतची - हेशाबोननिवासी अमोऱयांचा 
राजा सीहोन: याचीं. सारीं नगरे, .३१ गिलाद्‌ देदा, 
गशरी व भाकराथी यांचा सारा प्रांत, हर्मान पर्वत आणि 
सलकापर्यंतचा सवे बाशान देश; १२ म्हणजे रेफाईतला 
जो एकटाच वांचून राहिलेला अष्टारोथ व 'एवे येथें 
राज्य करणारा ओग याचें सारें राज्य, येथल्या सर्वांचा 
मोशानें..मोड. करून त्यांस. देशांतून घालवून दिलें होतें. 
१३ तरी . इस्वाएल लोकांनीं गश्री व. माकाथी यांस 
त्यांच्या देशांतून : घालविळें- नाहीं म्हणून ग्रशरी व 
माकाथी- आजब्नर इस्माएलांत वस्ती करून. आहेत. 
१४ लेवी वंद्यास. भात्र त्यानें कोणतेंहि .वतन' दिलें 
नाहीं; कारण. इस्लाएलांचा देव परमेश्वर यानें सांगितल्या- 
प्रमाणे परमेश्वरास वाहिलेली. इब्यें हींच . त्यांचा 
वतनभाग होत. . वै 

१५ मोशाने रऊबेनी वंशास त्यांच्या कुळां*- 
प्रमाणे वतन दिलें. १६ त्यांचा मुलुख हाः. आणोनं 
खोऱ्याच्या बाजूस ' असलेलें अरोएर व खोऱ्यामधलें 
नगर यांजपासुन मेदबाजवळचा सवे. पठार प्रदेश; 
१७ पठारावरलें हेशबोन व त्याचीं सवे नगरें, दीबोन, 
बामोथ-बाल, बेथ-बालमोन; १८ याहस, कंदेमोथ, 
मेफाथ; १९ कियो-थईम, सिब्मा, खोऱ्यांतील पहाडावर 
वसलळेळें सरेथ शहर; २० बेथ-यौर, पिसगाच्या 
उतरणी, बेथ-यश्विमोथ; २१ आणि माळावरळे सवे 
आंब, म्हणजे हेशबोनांत राज्य करणारा अमोऱ्यांचा 


राजा सीहोन याचें सवे राज्य; या राजास मोझानें ठार. 


मारिले, आणि त्याच्याबरोबर त्या देशांत सहणारे 
_सीहोनचे अधिपति व मिद्यानाचे सरदार अवी, रेकेम, 





सूरु? हूर व. रेा-यांशाहि त्यानें -सारिळे-:९२. श्त्पएड्ठ 


होब्नंनीं तरवारीने ज्यांचा -संहार केला.:त्यांतच बोराच! 
पुत्र. बलाम. दैवश्ञ याचाहि: अथ . केला. : २३ रऊेनेन 
याची सौमा--य़ादेनतीर:ठरली. . रऊवेनी यांचा वतनः 
भाग त्यांच्या कुळांप्रमा्णे नयरे आणि ग्रांव यांसहित 
२४ मगर मोकोरने ग्राद वंदासहि :त्यांच्या  कुळांप्रमाणे 
वतन दिलें. २७ त्यांचा सुळ्ख हाः: याजेर,  गिलादांतली 
सर्व. नगर्रे;- आणि. - राज्बासमोरीळ  असेएरापर्यंतचा 
अम्मोन्यांचा अधी देश; २६ हेझबोनांपासून रामाथः 
मिस्पापर्यंतचा. अदेश, अतोनीम महनाईमापासून 
दबीरच्या हद्दीपर्यंतचा. प्रदेदा; :२७ खोऱ्यातील 
नेयहाराम, ब्रेथ-नित्रा, .सुक्षोथ, साफोन, * म्हणजे 
हेशबोनाचा राजा . सीहोन याच्या . राज्याचा अवशिष्ट 


भाग... आणि यार्देनतीरींचा किन्नेरेथ- सरोबरापर्यंतचा 


यादेनेच्या. पूर्वेकडील प्रदेश... २८ यादी. यांचें वतन 
त्यांच्या कुळांप्रमाणें नगरें व गांव यांसह हेंच ठरलें. 

- २९ भग मोशानें मनरद्याच्या . अध्यी . वंशास वतन 
दिढें होतें तें मनर्शाच्या अध्या वंश्यास त्याच्या कुळां- 
प्रमाणें. होतें. ३० त्यांचा मुदख. हाः 'मददनाईमापासून 
सगळा बाशान देश म्हणजे बाशानाचा राजा ओग. याचें 
सगळें राज्य आणि बाश्ञानांतलीं .. याईैरचीं साठ नगरे; 
३१ गिलादचा अर्धी भाग, आणि बाशानाचा राजा 
ओग याच्या राज्यांतठीं अशटारोथ वः एदरई हीं नगरे 
मनश्शाचा पुत्र माखीर याच्या वंशाचें म्हणजे माखीरच्या 
अधघ्यो वंशाचें त्याच्या कुळांप्रमारणे वतन ठरलें. 

३२ यरीहोजवळ  यार्देनेच्या पूर्वेस मवाबाच्या 
मैदानांत मोझानें वांटून दिलेलीं. वतनें ही होत; 
३२-पण लेवी वंशास मोशाने कांहींएक वतन दिलें 
नाहीं; इस्राएलाचा देव परमेश्वर हाच त्याच्या सांगण्या- 
प्रमाणें त्यांचें वतन होय. न 

१ एलाजार याजक, नूनाचा पुत्र यहोदावा 

१९ आणि. इस्राएली वंशांच्या पितूकुळांचे प्रमुख 
:: : _ यांनीं विभागून दिलेले जे. वतनभाग इसद्लाएल 
ठोकांस मिळाळे ते हेः २ परमेश्वराने :साडेनऊ वंश्ञां-्‌ 


२४६ . 


अ० १४:२-१५८ 





. मोशाच्या द्वारे॑दिलेल्या आज्ञेप्रमाणे त्यांचे 
चतनभाग व्यिठ्या टाकून वांटले. ३ अडीच वेशांना 
मोशानें यादेनेच्या पूर्वेस वतन दिर्लेच होतें; पण लेवी 
वंशास त्यांच्याबरोबर. कांहीएक वतन दिलें. नव्हतें. 
4. योसेफवंशाच्या दोन शाखा झाल्या होत्या, त्या. मनरशे 
वं एक्राईम ह्या होत्या; पण त्या देशांत लेव्यांस कांहीं 
विभाग दिला नाहीं, ' मात्र. राहण्यास नगरें आणि पक्चु 


वधन यांसाठी कांहीं शिवारे दिलीं होती. ५ परमे- 
श्वरानें मोशयाला दिलेल्या आज्ञेस अनुसरून इस्राएल 
लोकांनीं तो देश वांटून घेतला. 

६ मग यहूदा वंशाचे लोक गिल्ग्रालांत यहोशवाकडे 
आले; आणि कनिज्ती यफुन्नेचा पुत्र कालेब त्यास 
म्हणाला, - परमेश्वराने देवभक्त मोशे यास तुजविषयीं 
आणि -मजविषयीं. कादेश-बण्यींत काय सांगितलें होतें तें 
तुला आठवत असेलच; ७ परमेश्वराचा सेवक मोशे 
यानें मळा हा देळा हेरावयास कादेश-बण्यीहून . पाठविलें, 
तेव्हां मी चाळीस वर्षांचा होतो. आणि माझ्या मनाच्या 
समंजुतीप्रमाणें मीं त्याजकडे बातमी आणली; ८ पण 
माझे बांधव मजबरोबर गेले होते त्यांनीं लोकांच्या 
काळजाचे पाणीपाणी होईल असें केलें; मीं मात्र आपला 
देव परमेश्रर याचे पूर्णपणें अनुसरण केलें. ९ तेव्हां 
त्या दिवशीं मोझानं आणभाक करून मला सांगितलें कीं 
तू माझा देव परमेश्वर याचं पूर्णपणें अनुसरण 
केलं म्हणून ज्या भूमीला तुझा पाय लागला आहे ती 
तुझें व तुझ्या वंडाजांचे निरंतरचें वतन होईल. 
१० आतां पाहा, परमेश्वरानं मोशाला हें सांगितलें त्यास 
पंचेचाळीस वर्षे झाठीं आहेत, इतक्या अवधींत इखा- 
एल लोक रानांत भटकत असतां परमेश्वरानं आपल्या 
वचनानुसार मला जीवंत ठेविलं आहे व मी आज 
पंचाऐशीं वर्षांचा झालों आहें. ११ मोझानें मला पाठ- 
बिले त्या दिवशीं माझ्यांत जितकी आक्ति होती तितकी 
आजहि आहे; लढाई करण्याचें व येजा करण्याचें 
सामर्थ्य माझ्यांत जसें त्या वेळीं होतें तसेंच 
आजमितीसहि आहे. १२९ तर त्या वेंळीं परमेश्वराने 
सांगितल्याप्रपाणें हा. डोंगर मला दे; त्या वेळीं तूं 


ऐकलेच होतें कीं तेथें अनाकी लोक राहत. खून 
तेथीळ नगरे मोढमोठीं व तटबंदीची आहेत; आतां 
परमेश्वर मठा साहाय्य असला तर त्याच्या म्हणण्याप्रमाने 
मी त्यास तेथुन घालवून देडेन. १३. तेव्हां यहोशवाने 
त्यास आशीर्वाद दिला; आणि . यफुकेचा पुत्र कालेब यास 
हेब्रोन -नगर वतन. करून दिलें. १४ या प्रकारें. आजवर 
कनिज्जी यफुन्नेचा पुत्र. कालेब याचें हेत्रोन हें. वतन 
झालें आहे; कारण तो इस्राएलाचा देव परमेश्वर यास 
पूर्णपणें अनुसरला. १५ पूर्वी हेजोनचें नांव कियोथ-आरबी 
होतें; हा आबो अनाक्‍्यांमध्यें अति थोर पुरुष होऊन 
गेला, यानंतर त्या देशास युद्धापासून विसावा मिळाला. 
१ यहूदी वंशाला त्याच्या कुळाप्रमाणें चिठ्या 
१९ टाकून जो भाग मिळाला तो अदोमाच्या 
सीमेपयेत आणि. दक्षिणेकडे सीन रानापर्यंत 
अगदी दक्षिणेच्या सरहददीपर्यनत पसरला होता. 
२ त्यांच्या दक्षिण सीमेस क्षोरसमुद्राच्या दक्षिणेकडील 
खाडीपासून आरंभ झाला; ३ ती तशीच अक्राव्वीम 
नांवाच्या चढणीच्या दक्षिणेकडे निघून सीन रानाच्या 
कडेने कादेश-बण्यांच्या दक्षिणेस गेळी असून हेख्रोना- 
जवळून अद्दारावरून जाऊन कक्राकडे वळली आहे; 
४ तेथून ती सीमा असमोनास जाऊंन मिसरच्या 
नाल्यापर्यंत निघाली आहे; तिचा शेवट समुद्रानजीक 
झाला आहे: तुमची दक्षिण सीमा होच. « त्यांची पूव 
सीमा यादेनेच्या मुखापर्यैत क्षारसमुद्र टरटी आहे. 
उत्तर सीमा यादेनेच्या मुखाजवळील समुद्राच्या 
खाडीपासून सुरू होऊन, ६ वेथ-हाग्टाच्या चढावावरून 
जाऊन बेथ-अराबाच्या उत्तरेकडे रऊबंनी बोहनच्या 
खडकापर्यंत गेली आहे; ७ तेथन ती सीमा आखोर 
खोऱ्यापासून दबीरापर्यंत जाऊन उत्तरेस गिटगालाकडे 
वळली आहे; हें गिटगाल नदीच्या दांबणेस अदुम्मीमाच्या 
चढावासमोर आहे. मग त्य सीमा ' एन-दोमेश 
नांवाच्या झऱ्याजवळून जाऊन तिचा शेवट एनरोगेलास 
होतो. ८ तेथून ती सीमा हिन्नोमपुत्राच्या खिंडींतून यबूसी 
चढणीच्या दक्षिण भागावर म्हणजे यसर्शलेमावर चहून 
जाऊन पश्चिमेकडे हित्नोमाच्या खोऱ्यासमोर आणि 


रोडऊ७ 


अ० १५४८-५४ 





खोऱ्याव्या उत्तर टोकांस असलेल्या पहाडाच्या 
माथ्यावर जाऊन पोंचली आहे; ९ तेथून ती सीमा त्या 
पहाडाच्या माथ्यापासून नफ्तोहाच्या -झऱ्यापर्यंत जाते 
व एफ्रोन ' डोंगरांतील नगरांवरून'. निघून, तेथून बाला 
ऊर्फ कियोथ-यारीम येथपर्यंत पोहंचते. .4० . तेथून 
तीं ' सीमा बलाच्या पश्चिमेस वळसा घेऊन सेशैर 
डोंगरास पोंचून -यारीम ऊर्फ कसालोन डोंगराच्या 
उत्तर बाजूस जाऊन बेथ-शेमेश येर्थे उतरते व तशीच 
तिम्नाकडे निघते; .११ तेथून ती सीमा एकोनच्या 
उत्तर भागावरून शिक्रोनापर्यंत गेली आहे आणि बाला 
पहाडावरून यबनेलास निघाली आहे; या सीमेचा शेवट 
ससुद्रतीरीं होतो. १२ पश्चिमेची सरहद्द महाससुद्राचा 
किनारा होय. . यहूदा वंशास त्यांच्या कुळांप्रमाणें जो 
विभाग मिळाला त्याच्या ह्या चतुःसीमा होत. 

१३ यफुन्नेचा पुत्र कालेब यास परमेश्वराच्या 
सांगण्याप्रमाणे ग्होशवानें यहूदाच्या वंशजांबरोबर 
वतन दिलं तें अर्थात्‌ किर्यांथ-आर्बा ऊर्फ हेब्रोन होय; 
हा आर्बा अनाकाचा पिता. १४ कालिबानें शेशय, 
अहीमान व तलमय या अनाकाच्या तिन्ही पुत्रांस 
तेथून घालवून दिलें. १५ तेथून त्यानें दबीराच्या 
रहिवाऱ्य़ांवर हृद्य केला; दबीरचें पूर्वीचे नांव किर्याथ- 
सेफर होतें. १६ कालेब म्हणाला, जो कोणी किर्याथ- 
सेफर लहून काबीज करील त्याला मी आपली कन्या 
अखसा ही देईन. १७ त्यावरून कालेबाचा भाऊ 
कनाज यांचा पुत्र अथनिएल याने तें नगर घेतलें; 
तेव्हां कालेबानं आपली कन्या अखसा ही त्यास बायको 
करून दिली. १८ ती आली तेव्हां आपल्या पित्यापासून 
कांहीं जमीन मागून घेण्याची भर तिनं त्याला दिली; ती 
गाढवावरून उतरली तेव्हां कालेबानं तिला विचारिलें, 
तुला काय पाहिजे ? १९ ती म्हणाली, मला एक देणगी 
दे; तू मला दक्षिणेकडची जमीन दिली आहेच; 
मला पाण्याच झरेहि दे; तेव्हां त्यानें वरचे आणि 
- खालचे झरे तिला दिले. 

२० यहूदा वंद्याच्या कुळांप्रमाणें जो त्यांचा वतन- 
भाग ठरला तो हाः 


२१ यहूदाच्या वंशजांना दक्षिणेस अदोमाच्या 
सीमेजंवळील नगरें मिळालीं तीं हीं: कबसेल, एदेर व 
यागूर; २२ कीना, .दीमोना व . अदादा; २२३ केदेश, 
हासोर व इथनान; २४ जीफ, : टेलेम व बालोथ; 
२५ हासोर-हदत्ता व क्ररीयोथ-हस्थोन ( हेंच हासोर ); 
२६ अमाम; शमा व मोलादा; २७ हसर-गदा, . देष्मोन 
व बेथ-पेलेट; २८  हसर-झुवाल, बैर-शेबा व बिजोथा; 
२९ बाला, इयीम, व असेम; २३० एल्तोलाद, कसील 
व हर्मा; ३१ सिकलाग, मद्मक्ना व सन्सन्ना; ३२ लवावोथ, 
शिल्हीम, अहेन व रिम्मोन; हीं सर्व नगरे मिळून 
एकुणतीस व त्यांचे गांव. 

३३ तळवटींतलीं नगरे ही: एषटटावोळ, सरा व 
अषणा; ३४ जानोह, एन-गत्नीम, तप्पूहा व एनाम; 
३५ यर्मूथ, अदुल्लाम, .सोखो व अजेक्रा; ३६ शारईम, 
अदीथडवेम, गदेरा व गदेरोथईम; अशीं चौदा नगरें व 
त्यांचे गां. | 

३७ सनान, व॑ हदाशया व मिग्दल-गाद; ३८ दिलान, 
मिस्पा व यकथेल; ३९ लाखीदा, बसकाथ, व एग्लोन; 
४० कब्बोन, लहमाम व किथलीदा; ४१ गदेरोथ, बेथ- 
दागोन, नामा व मक्केदा अशीं सोळा नगरें व त्यांचे गांव. 

४२ लिल्ञा, एथेर व आझ्ान; ४२ इफताह, अष्णा 
व नसीब; ४४ कईला, अकजीब व मारेशा; अशी नऊ 
नगरें व त्यांचे गांव. 

४५ एक्रोन व त्याचीं खेडींपाडी; ४६ एकोना- 
जवळचीं व पश्चिमेची अऱ्दोदाच्या बाजूकडलीं सद 
नगरें व त्यांचे गांव. 

४७ अशदोद व त्यांचीं खेडींपाडीं; गज्ञजा व त्यांचीं खेडीं- 
पाडी; मिसराचा नाला व महासमुद्राच्या तीरचीं नगरें. 

४८ आणि डोंगरवटींतलीं नगरें हीं: शामीर, यत्तीर 
व॒सोखो; ४९ ददन्ना, किर्याँथ-सन्ना ऊर्फ दीर: 
५० अनाब, ,एष्टमो व अनीम; ५१ गोझ्ेन, होलोन, व 
गिलो, अशीं अकरा नगरें व त्यांचे गांव. 

५२ अराब, दूमा व एशान; ५३ यानीम, बेथ- 
तप्पूहा व अफेका; ५४ हुमटा, किर्याथ-अर्बा ऊफ 


| दवेजोन व सियोर; अशीं नऊ नगरें व त्यांचे गांव. 


र्ड्ट 


यहोरावा 


अ० १५४५५-१७:९ 





५५ मावोन, कर्मेलळ, जीफ व यूटा; ५६ इज़ेल, 
यकदाम व जानोह; ५७ काइन, गिबा व तिश्रा; अशीं 
दहा नगरें व त्यांचे गांव. 

५८ हल्हूल, बेथ-सूर, ग्रदोर; ५९ माराथ, बेथ- 
अनोथ व एछूतकोन; अशीं सहा नगरें व त्यांचे गांव. 

६० कि्याथ-बाल म्हणजे किर्याथ-यारीम व राब्या 
हीं दोन नगरें व त्यांचे गांव. 

६१ रानांतलीं नगरें हीं: नेथ-अराबा, मिहीन व 
सखाखा; ६२ निबशान, क्षारनगर व एन-गेदी; अशीं 
सहा नगरें व त्यांचे गांव. 

६३ यरुडलेमांत राहणाऱ्या यबूश्ी लोकांस यहूदाच्या 
वंडाजांना घालवून देतां आळे नाहीं; आणि आजपर्यंत 
यबूशी लोक यरुळालेमांत यहूदाच्या वंशजांबरोबर 
राहत आहेत. 

१ योसेफाच्या वंशजांचा जो भाग त्विठ्या 

१६ टाकून ठरविला तो हा: त्याची सीमा यरीहो- 
जवळ यार्देन नदीपासून पूर्वेकडून यरीहोच्या 
जलसंचयापाशीं जाऊन रानांतील पहाडी . प्रेदेशांतून 
बेथेलास निघते; २ तेथून ती लूज येथें जाऊन 
अकींच्या सीमेवरून अटारोथ येथें निघते; ३ पश्चिमे- 
कडे यफलेटी यांच्या सरहद्दीवरून खालचें 
बेथ-होरोन व गेजेर येथवर उतरून तमुद्रमर्यादेस 
पोहंचते. ४ योसेफाचे पुत्र मनर्हो व एफ़ाईम यांनीं 
आपलें वतन घेतलें. ५ एफ़ाईम वंशजांची सरहद्द 
त्यांच्या त्यांच्या कुळांप्रमाणें ठरली ती ही: त्यांच्या 
वतनाच्या सरहदहीस पूर्वेस आरंभ होऊन अटारोथ 
अहार येथून वरल्या बेथ-होरोनास पोहंचते; ६ उत्तर 
सीमा पश्चिमेकडील मिखमथाथ येथें सुरू होऊन पूर्वेस 
वळसा घेऊन तानथ-शिलो येथें पोहंचते व तेथून पुढें 
निघून पूर्वेस यानोह्या येथवर जाते; ७ यानोहा येथून 
ती अटारोथ व नारा येथें उतरून यरीहोपाशीं यादेंने- 
वर निघते. ८ ही सीमा तप्पूहा येथून निघून पश्चिम 
दिशेस जाऊन काना ओहळावरून ससुद्रापाशीं निघते; 
एफ़ाइमाच्या वंशजाचें त्यांच्या कुळांप्रमार्णे वतन हें होय; 


९ तसेंच मनऱशाच्या वंदाजांच्या वतनापैकीं नगरे आस- ! प्रांतांतील 


पासच्या खेड्यांपाड्यांरह  एफाइमाच्या वंराजांसार्ठी 
वेगळीं करून ठेवण्यांत आलीं. १० गेजेरांत जे कनानी लोक' 
राहत होते त्यांस एफ़ाइम्यांनीं घालवून दिलें नाहीं म्हणून 
ते कनानी त्यांच्यामध्यें आजपर्यंत वस्ती करून आहेत; 
ते दास होऊन बिंगारकाम करणारे झाले. 
न १ योसेफाचा ज्ये पुत्र मनश्शे यावच्या 
१ ७ वंशाचा भाग चिठ्या टाकून ठरविला तो हाः 
माखीर हा ज्येष्ट .पुत्र गिलादाचा पित्ता होता, 
हा. मोठा योद्धा होता म्हणून त्यास गिलाद व बाहान 
हे प्रांत मिळाले. २ मनश्‍शाच्या बाकीच्या वंशजांस 
त्यांच्या कुळांप्रमाणे जे विभाग मिळाले ते असे: अबि- 
येजेर, हेलेक, अस्नियेल, शेखेम, हेफेर व शमीदा हे 
आपआपल्या कुळांप्रमाणें योसेफपुत्र मनरशे याच्या 
वंशांतळे पुरुष होते, त्यांच्या निरनिराळ्या कुळांसाठीं 
हे विभाग ठरले; ३ पण सराफहाद बिन हेफेर बिन 
गिला बिन माखीर निन मनश्शे यास पुत्रसंतान 
नव्हते, कन्या होत्या; त्या कन्यांचीं नांवे महला, 
नोआ, हाग्ला, मिल्का व तिरसा हीं होतीं. ४ एलाजार 
याजक, नूनाचा. पुत्र यहोशवा आणि सरदार मंडळी 
यांच्यापुढे ह्या कन्या येऊन म्हणाल्या, परमेश्वराने 
मोशाला आज्ञा दिली होती तीप्रमाणें आम्हांस आमच्या 
भाऊबंदांमध्यें वतन द्या; तेव्हां यहोशवाने परमेश्वराच्या 
आज्ञेप्रमाणे त्यांस त्यांच्या बापाच्या भाऊवंदांबरोबर दतन 
दिलें. ५ या प्रकारें यादेनेपलीकडे गिलाद व बाश्यन या 
प्रांतांखेरीज मनरहाला दहा विभाग मिळाले; ६ कारण 
मनरश्‍शाःच्या वंशांतल्या सित्रियांस त्यांच्या पुन्नसंतती- 
बरोबर वतनभाग मिळाला आणि मनरशाच्या वंशाच्या 
इतर लोकांस गिलाद प्रांत मिळाला. ७ मनरशाची सीमा 
आशेराहून शखेमासमोरल्या मिखमथाथापर्यंत जाते; 
व पुढें ती .उजव्या बाजूस एन-तप्पुह्ाच्या लोकवस्ती- 
पर्यंत जाऊन पोहंचते.. ८ तप्पुहाचा प्रांत मनऱ््याचा 
होता; पण मनऱ्हाच्या सीमेवरील तप्पूहा नगर हें 
एफ्राइमाचे होतें. ९ तेथून ती सीमा काना ओहळापर्यंत 
उतरून त्याच्या दक्षिणेस पोहंचते; तेथील मनरशाच्या 
कांही नगरे एफ़ाइमाचीं होतीं; आणखी 


२४९ 


अ १७९-१८११ 

_ सीमा त्या. ओहळाच्या उत्तरेस जाऊन 
समुद्रापर्यंत निघते. १० दक्षिणेकडील प्रदेश एफ़ाइमाचा 
य उत्तरेकडल मनद्याचा, त्याची सीमा समुद्र होय: 
त्याच्या उत्तर सीमेस आझ्षेर व पूर्वेस इस्साखार. आहे. 
११ इस्सोखार वः आहेर यांच्या प्रांतांत मनर्झाचे 











गांब होते ते हेः बेथ-शान व त्याचीं खेडीपारढी, 


इन्लाम व त्याची खेडींपाडी, दोर येथील - लोकवस्ती 
व. त्याचीं खेडींपाडी, एन-दोरची लोकवस्ती व त्याचीं 
खेडींपाडी, तानख येथील लोकवस्ती व त्याचीं खेडी 
थ्राडी, मगिहो व त्याचीं खेडींपाडी आणि त्यांच्या 
रहिवाश्यांसह तीन - टेकच्था; १२ पण या नग- 
राच्या रहिवाऱ्यांस मनरश्‍्शयाच्या वंशजांना धालवून 
देतां येईना; त्या देद्यांतच राहण्याचा कनान्यांनीं हृष्ट 
थरिल्. :9३ इस्राए लोक समर्थ झाले तेव्हां 


त्या कनानी - लोकांस बिगारकाम करावयास लाविलें, | 


सगळ्यांना हाकून लाविलें नाहीं 

१४ योसेफाचे वंशज यहोडशवास म्हणाळे, परमे- 
श्वराचा आम्हावर आजवर प्रसाद असल्यामुळें आम्ही 
खेंख्येने . बहुत आहोत तरे:. तूं: प्विठी टाकून. आम्हांस 
“दुंतनाज़ो. एकंच विभाग काँ. दिल १ १५ यहोडवा त्यांस 
म्हणाला, तुम्ही संख्येने बहुत आहां व एफाइमाचा 
डोंगराळ प्रदेश तुउद्दांस पुरत नाहीं तर परिख्यी व 
. रेफाडे. यांच्या देद्यांतळें. रान तोहून तेथें वस्ती. करा 


- १६ तेव्हां योसेफांचे. वंशज म्हणाले, हा डोंगराळ. 


अदेश आम्हांस पुरत नाहीं;  बेथ-शान व त्याच्या. आस- 
यासी खेडींपाडीं आणि इल खोरे, या तळपांतांतल्या 
राहणाऱ्या कनानी .. लोकांपाशी लोखंडी रथ आहेत. 
_ १७ यहोशवाने योसेफाच्या वंशजांस म्हणजे एफ्राईम 
च भनरशे. यांस सांगितलें, तुम्ही संख्येनं बहुत आहां 
व॒ तुमचें सामथ्येहि मोठें आहे; तुम्हांस केवळ एकच 
विभाग मिळावयाचा असें नाही, १८ तर तो पहाडी 
- देवाहि तुमचा. होईल; तेथें अरण्य आहे तें तोडा 
म्हणजे त्याच्या. आसपासचा देश तुमचा होईल. 
कनानी . लोकांपा्शी लोखंडी रथ असले व ते बलि 
असले तरी तुम्हांस त्यांना घालवून देतां येईल. | 





घेण्याविषयी तुम्दी कोठवर दिरंगाई करणार १ ४ प्रत्येक 
वंशांतील तीन. पुरुष नेमा. म्हणजे मी त्यांस पाठवितो 
त्यांनी जाऊन चोहोकडे फिरून देश पाहावा, आणि 


६ त्या देशाचे सात भाग कल्पून तें वर्गन मजकडे आणावें 
म्हजे .. मी .. येथें -आपला देव परमेश्वर याच्यासमोर 
वुमच्या नांवाच्या चिठ्या टाकीन. ७ ळेव्यांस तर तुमच्या: 
मध्यें वतन नाहीं; परमेश्वराने त्यांस दिठेऊी याजकर्श्रत्त 


परमेश्वराचा सेवक मोझे यानें त्यांस तें दिलें आहे. . 
८ मग ते पुरुष मागेस्थ झाले; तेव्हां त्या देशाचे वर्णन 
लिहावयास जे जाणार होतें त्यांस यहोक्षवाने आहा दिली 
कॉ. .जा आणि देद्यांत इकडेतिकडे फिरा आणि त्याचें वर्णन 
लिहिन मजकडे आंणा म्हणजे मी शिलो येथें परमेश्वरा 
समोर तुमच्या नांबांच्या चिठ्या टाकीन. ९ तेव्हां ते पुरूष 
तेथन निघून देंदाभर फिरले. व त्यांतील नगरांप्रमाणें 
त्यांच्या सात वांळांचें वर्णन त्यांनीं बहींत लिहून तें सर्व 
शिलो येथील छावणींत महोद्यवीकडे आणिलें. १० शिलो 
येथें परमेश्वरासमोर यहोदाबाने त्यांच्या नांवांच्या चिठ्या 
टाकिल्या; . त्या ठिकाणीं. यहोदावाने . इद्राएल लोकांस 
त्यांच्या त्यांच्या वतनभार्गाप्रमाणें जमीन वांटून दिली. 

: ११ बन्यामिनाच्या वंडजांस त्यांच्या कुळंप्रमाणें 


_ | चिठी टाकून जो वांटा मिळाला तो असाः त्याचा 


२९५० 


"पू १८५११-१९:५१६ 





वंशज आणि योसेफाचे ' वैश्ेंज' यांच्या 


आंतांच्या दरम्यान होता... १२. त्यांचीं *उंलर सीमा 


यादेनेनजीक सुरू होऊन यरीहोच्या उत्तरेकहून वरं 


जाऊन पश्चिमेस . डोंगरावरून ओेथं-आवेनच्या रानांत 
निघते; १३ तेथून ती हज ऊर्फ बेथेल येथें पोहचते 
आणि लूजच्या दक्षिण बाजूकडून निघून खालच्या 
बेथ-होरोनांच्या' दक्षिणेकडल्या पहाडापासून अटरोयं- 
'अद्दार . येर्थे . निघते. १४ तेथून मग पश्चिम सीमा 
वळसा घेऊन बेथ-होरोनाच्या समोरून त्याच्या दक्षिणे 
कडील ' पहांडावरून ' यहूदाचें नगर ': कियोथ-बाठ 
ऊर्फे किर्योथ-यारीम येथें निघते; याची पश्चिम सीमा 
हीच. १५ ' दक्षिणेकडील सीमा पश्चिमेस सुरू होऊन 
: कि्योथ-यारिमाच्या वरच्या टोकापासून निघून' नफ्तोह 
झऱ्याकडे जांते; १६ तेथून हिन्तोमपुत्राच्या खिडी- 
समोरील व ' रेफाईें . खिंडीच्या उत्तरेस . असलेल्या 
पहाडांच्यां उत्तर टोकापासून हि्नोम खिंडींत. म्हणजे 
यबूशीच्या दक्षिण बाजूनं ती सीमा एन-रोगेल येथें 
उतरते; १७ तेथून ती सीमा उत्तरेकडे वळसा घेऊन 
एन-झेमेहा येथें निघत आणि तशीच अंदुम्मीम 
: . चेढावासमोर असलेल्या गलीलोथाकडे जाते; तेथून 
ती रऊनेनपुत्र बोहन याच्या खडकाकडे जात; 
१८ मग ती उत्तरेकडे जाऊन मेदानासमोरून अराबांत 

. उतरते. १९ तेथून ती सीमा बेथ-हाग्लांच्या उत्तर 
 दिहेस . जाऊन क्षारसमुद्राच्या उत्तरेच्या खाडीपाशीं 
यादेनेच्या दक्षिण मुखापाशीं. निघतें; ही दक्षिण- 
सीमा होय. २० त्याची पूर्वेसीमा यार्दन होय. बन्या- 
मिंनाचा वतनभाग त्याच्या चतुःसीमांसहित त्यांच्या 
कुळांप्रमाणें हां होय. २१ बन्यामीन वंशाच्या लोकांस 
त्यांच्या त्यांच्या कुळांप्रमाणें. हीं नगरें मिळांलीं : यरीहो, 
ब्रेथं-हाग्ला, -एमेक-केसास, २२ बेथ-अराबा, समारा- 
डेम,  बेथेठे, २३ अंब्वीम, पारा, अफ़्ा, २४ कफर- 
अम्मोनी, अफनी, आणि गेंबा; हीं बारा नगरें व 
त्यांच्या आसपासचे गांव; २५. गिबोन, रामा व 
; "रे$. मिस्पा, कफोरा व मोजा; २७ रेकेम, 
इंपैंठ व तरला; २८ सेला, एलेफ, यबूक्ञी ऊर्फ यरु 





शलेम, गिबाथ व कियीथ; हीं चवदा नगरे व त्यांच्या 
आसपासचे: . गांव; बन्यामिनाच्या . वेशजांचें त्यांच्या 
त्यांच्या कुळांप्रमाणे हें वतन होय. 

__ १ दुसरी चिठी शिमोनाच्या नांवाची म्हणजे 
१९ श्षिमोनी वंशाची त्याच्या कुळाप्रमाणें निघाली 

यहूदाच्या वंशजांच्या वतनामध्यें त्यांना वतन 
मिळाळें. २ त्यांस हीं नगरें वतन 'मिळालीं : -बेर-छेबा 
किंवा 'शेबा व मोलादा; २ हसर-झुवाळ, बाला व असेम; 
४ ' एंटतोलद, बथूल व हमी, ५. सिकलाय, - बेथ-मको; 
बोथ व हसर सूसा; ६ बेथ-लनवोथ आणि शासख्डेन. 
हीं तेरा. नगरे व त्यांच्या आसपासचे गांव; ७ अडन, 
रिम्मोन, एतेर व आशान; हीं चार नगरें व. त्यांच्या 
आसपासचे गांव; ८ आणि बालथ-बैर, ज्यास दक्षिण 
देशाचा रामा म्हणंतात तेथपर्यंत र्‍या नगरांच्या सभोव- 
तालचे सगळे गांव त्यांस मिळाले; श्िमोनी वंराजांचा 
त्यांच्या कुळांप्रमाणें हाच वतनभाग होय. ९ शिमोनाला 
यहूदी वंशजांच्या  वतनभागांतच वांटा. देण्यांत 
आला. कारण यहूदी वंशाचें वतन त्यांच्या संख्येच्या 
मानानें फार मोठें होतें, म्हणून त्यांच्या वतनांत शिमोनी 
वंशजांस वतन मिळालें 

१० तिसरी चिठी जबुळून वंशजांची त्यांच्या कुळां. 

प्रमाणें निघाली; त्यांच्या वतनाची सीमा सारीदपर्यंत 
आहे; ११ त्यांची सीमा पश्चिमेस मरलापयत जाऊन 
दर्बेशेथ येथें पोहचत आणि. यकनामासमोरील 
ओहंळास जाऊन लागते; १२ ती सारींद येथून पूर्वेकडे 
उंगवतीसं वळून क्रिसलोथ-ताबोर याच्या सीमेस लागते; 
तेथून दाबरथ येथे जाऊन याफीयपर्यंत वर जातें; 
१३ तेथून पूर्व दिशेकडे गथ-हेफेर व इत्ता-कासीन येथे- 
वर जाते; आणि तेथून नेयाजवळील रिम्मोन येथें 
निघत; १४ तेथून ती सीमा त्याला वंळसा घधांळूनं 
उत्तरेस हन्नाथोनपर्यंत जाते व तेथून इफता-एल खोऱ्यांत 
संपते; १'०. कट्राथ, 'नहलाल, शुम्रोन, इदला, बेथलहेम 
आंदिकरून बारा नगरें-व त्यांचे आसपासचे गांव त्यांस. 
दिले: १६ जवुलून वंशांतील लोकांचीं त्यांच्या-कुळांस 
प्रमाणें नगरें व त्यांच्या आसपासचे गाव हे होत. *- . 


२५१ . 


-. १९५१७-२७: 1. 





_ इस्साखाराच्या . वंशजांची त्यांच्या -- कुळांप्रमाणें 
चौथी चिठी निघाली. : १८ त्यांच्या सीमेच्या आंत हीं 


नगरें होतीं; इज्रेलळ, कसुळोथ वःशलेम; १९ इफाराईम, | 


शियोन 'ब अंनाहराथ; २० रच्बीथ, किशोन व अबेस; 
२१ रेमेथ, एन-गत्नीम, एनऱ्हह्या व. बेथ-पसेस; 
२२ त्याची सीमा. तांबोर, . झहसुमा व॒नेथे-शेमेश 
येथवर जाते :-आणि- ती यादेनेपाशीं . संपते; . त्यांस - दी 


सोळा . नगरे. :आणि त्यांच्या आसपासचे ग्रांव:- मिळाठ़े. ! 


२३: इसस्साखाराच्या वंशजांत्रीं. त्यांच्या . कुळ्मंप्रमाणें 
.नकरें.व त्यांच्या आसपासचे ग्रां हे होत र 

२४ - पांचवी चिठी. आदोर वंशजांच्या नांवाची 
त्यांच्या कुळांप्रमाणें निघाली. २५ त्यांच्या सीमेच्या 
आंत ' हीं.. नगरे होतीं : हेळकथ, हली, बरटेन, व 
अक्षाफ; २६ अल्लामेलेख, . अमाद, व --मिझाढ; त्यांची 
सीमा. पश्चिमेस केल... व ' शिहोर-लिल्लांथ:. एथवर 
जाते; २७: ती वळून उगवतीसः बेथ-दागोन येथवर 
जाऊन उत्तरेस जबुलूमच्या . : वतनभागापर्यंत आणि 
इफताह-एल. खोऱ्याच्या उत्तरेकडून ब्रेथ-एमेक व नियेल 
येथपर्यंत पोहंचते,: व तज्ञीच ती डावीकडे काबूल येथें 
निघत; २८ तेथून ती एंत्रोन, रहोब, . हम्मोन व काना 
यांवरून जाऊन मोठ्या सीदोनापर्यंत पोहंचते; २९ तेथून 
ती .बळसा घेऊन रामापर्यंत जाते व तेथून सोर नामक 
तटबदीच्या..जगरापर्यंत जाते; तेथून ती होसाकडे वळते 
आणि- अकजीब प्रदेश्यांतन -जाऊन समुद्रास मिळते; 
३० 'उम्मा; अफेक .व रहोव .हींहि त्यांच्या वांठ्यास 
आलीं; एकंदर बावीस नगरें. व त्यांच्या आसपासचे . गांव 
त्यांस मिळाले; ३१ आशेरतच्या वंशजांची त्यांच्या कुळां 
प्रमाणे नगरे व्‌ त्यांच्या आसपासचे गांव हे.होत. .. 

२३२ , सहावी. चिठी. नफताली वंशजांच्या नांवाची 
त्यांच्या कुळोप्रमाणे निघाली. ३३ त्यांची सीमा हेलेफ 
आणि साननीमांतील एला त्रक्ष यांपासून अदामी नेकेब-व 
यबनेल यांबरून लकूम येथें जाऊन यादंनेपाशीं निघते; 
३४ तेथून ती पश्चिमेस चळून अजंनोथ-ताबोर येथें जाते 
व. तेथून हुकोक येथें जाते व: तेथून दक्षिणेस जबुलूनाच्या 
वतनभागापर्यंत आणि प्रश्रिमेस आझेरच्या वतनभागा- 


रष्रे 





यहोशवा 


ब परशु णा 





पर्वत : उगबतीस : . यादेनेपार्वी यहूदाच्या . वतनभागाला. 
जाऊन फोहंचते.. :३५ त्यांतील: तटबंदीची नगरे हीं 


'सिद्दीम,:सेर;:इम्मथ,र॒कथ: व किन्नेरेथ; ३६. अदासा, राम; 
. व:हासोर;. :३७ केदेश; एदरढे जःएन-हासोर;. २८ इरोन. 
: सिस्दल-एळ,: हूरेम; बेथ-अनाथ अ नेथ-झेमेश हीं एको 
 शीस नगरें :व. त्यांचे-गांव.- २९-त्कतालीच्या . वंशजांची 


त्यांच्या. कुळांप्रमर्णे नगरें व भासपासचे' गांव. हे होत. 
"८ ४०, सातवी :- चिठी... दान. वंद्राजांच्या-,.. नांबाची 
त्यांच्या , कुळाप्रमाणे : : निघाली: . 4-१ : :ह्र्‍यांच्या. बतन- 


(.सीसेच्यां. आंतील. हीं नमरें-. होतीं:- सस; ::एष्टाबोळ व 


इंर-दामेश;...:४ २, शालब्बीन, अयाल्ओेन..... ब : -इथला. 
४३ एलोन, तिश्ला व एक्ीन;-४१४ पहळूतके, गिब्बथोन 


| व. बालाथ;.. ४५... यहूद, > बने-बराक ब्र. : शथ-रिम्मोन; 
 ४६--मीयकॉन,- रक्षोन>आणि-याफोच्या .संमोरील प्रदेश. 
, ७ दान वंशजांची सीमा - त्यांच्या मूळ -वतमाच्या बाहेर 
' गेली; कारण: दान. . बं्जांनीं. 'लेझवेझावर. स्वारी- करून 


तें लढून घेतलें, तरवारीने त्याचा. विध्वंस :केला आणि 
त्यांचा ताबा: घेऊन तेथें. बस्ती. केली;..आणि आपला 
मूळपुरुष.. दाम. .याचें नांव त्यांनीं लेझेमास ठेविलें, 
४८. दानाच्या . वंशजांस . त्यांच्या . कुळांप्रमाणें जीं नगरे 
व आसपासचे गांव मिळाले ते हे. ::; । 

४९ . चतुःसीमांप्रमार्णे - वतने. ...वांटून देण्याचें 
संपबरिल्यावर:..इस्राएल लोकांनीं नूनाचा पुत्र यक्षेशवा 
यास आपल्यांतून हिस्सा..दित्मर;. ५९ त्यानें -सागितलेलें 


" एफ्राइमाच्या . डोंगराळ देशांतील. तिश्राथ-सेरह . नामक 


नगर परमेश्वराच्या. आज्ञेप्रसाणें : त्यास . दिलं;..ते॑ नगर 
वसबून त्यांत तो राहू लागला... ... 
५१ एलाजार याजक, . नूनाचा पुत्र. यहोशवा आणि 


: इस्राएल वंशांचे त्यांच्या :पितूकुळांप्रमाणे प्रमुख यांनीं 


दिलो येथें दर्शनमंडपाच्या द्वारीं :प्रसमेश्वरासमोर न्विठ्या 
टाकून जीं वतने वांटून दिलीं तीं हीं. याप्रमाणे देश 
वांटून देण्याचें संपले. 

मंग परमेश्वर :यहोशवास.. . म्हणाला, 
७ २ इश्माएल :लोकांस सांग, मीं..मोझाच्या . द्वारें 
. तुम्हांस सांगितळें होतें. कीं. शारणपुरें ठरवा; 


यहोशवा 


अ० २०३३ -२१११५१७ 





३. म्हणजे कोणीं भुल्चुकीने :-कोणाचा :जीव :घेतला 
असलां त्यांत-त्य़ाला पळून जातां येईल "क खनाचा-सूड' 


उंगविणाऱ्यापासून तुम्हांस तीं रक्षणस्थाने अर्शी. होतील. 


४ असा. मभुष्य अश्या एका नगराकडे पळून गेला म्हणजे 
त्यानें नगराच्या वेज्ीपाशीं उभे राहावें. आणि त्यांतील 
वडील. मंडळीस आपलें प्रकरण सांगावें, मग त्यांनीं. 
त्याला आपल्या नगरांत घेऊन : आपल्यामध्ये राहा- 
चंयास जागा. द्यावी. ५ खुनाचा सूड घेणाऱ्याने त्याचा 
पाठलाग केला. तर त्या वडील जनांनीं त्या मनुष्यवधः 
करणाऱ्यास त्याच्या हातीं. देऊं. नये; कारण त्यानें 
नकळत आपल्या - देजाऱ्यास जिवें. मारिले; त्याचें 
त्याजशीं पूर्वीचे: वैर नव्हते. ६ मंडळीसमोर त्याचा 
न्याय होईपर्यंत अथवा त्या. वेळचा मुख्य याजक हयात 
असेल तोंपर्यंत. त्यानें त्या नगरांत राहावें; मग पाहिजे 
तर ज्या. गांवाहून तो पळाला 'होता तेथें त्यानें परत 
जाऊन आपल्या घरीं राहावें.. ७ यावरून. त्यांनीं नफ- 
: सालीच्या डोंगराळ प्रदेश्यांतील - गालीलांतें केदेशा, 
एफाइमाच्या डोंगरवटींतलें . शखेम, यहूदाच्या डोंगराळ 
प्रदेशांतळें कियोथ-आबो ऊर्फ हेत्रोन हीं नगरें वेगळी 


नेमून ठेविली. ८ यरीहोच्या पूर्वेस यादेनेपठीकडे: 


त्यांनी रऊबेन वंशाच्या विभागापैकीं ममाळावरल्या 
रानांतळें बेसेर, गाद वंह्याच्या विभांगापैकीं गिलादांतील 
रामोथ आणि मनऱ्हे वैद्याच्या विभागापैकीं बाझ्मानांतलें 
गोलान हीं नगरे ठेविलीं. ९ सवे. इस्चाएलह लोकांसाठी 
व त्यांच्यामध्यें बस्ती करणाऱ्या परदेशी लोकांसाठी 
हीं नेमलेली नगरे होतीं; तीं अद्यासाठीं कीं कोणीं 
कोणास भुल्चुकीनें मारिळें व तो अश्या एका नगरांत 
थळून गोळा तर मंडळीसमोर उभे; राहून त्याचा न्याय 
झाल्याशिवाय खुनाचा. सूड घेणाऱ्यास. त्यास जिवें 
मारितां येऊं नये. नटे - 
१ मग लेवी वंशांतील पितूकुळांचे प्रमुख 
.“ ६ पुरुष हे एठाजार याजक, नूनाचा पुत्र यहोझावा 
व इस्राएली वंशांच्या .पितूकुळांचे प्रमुख 
यांच्यापाशी आले; २ ते कनान देशांतील शिलो येथें 
येऊन म्हणाले कीं परमेश्वराने मोशयाच्या द्वारें अशी 


आज्ञा केली होती कीं आमच्या वस्तीसाठी नगरें आणि 


आमच्याः - जनावरांसाठी -शिवारें द्यावी. :३ त्यावरून 


इद्याएळ लोकांनीं परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे आपआपल्या 
वतनभागांपैकी लेव्यांस नगरे. व दिवारें दिली, ती 
येणेंप्रमार्णेः 

४ कहाथी कुळाची .चिठी निघाली तेव्हां लेव्यांपैकीं 
अहरोन याजकाच्या वंशजांस यहूदा, शिमोन व 
बन्यामीन या. वंशांच्या वांठ्यांतून तेरा नगरें मिळालीं. 
- ४ बाकीच्या कहाथी वंदाजांस एफ्राईम वंशांतील 
कुळांच्या वांग्यांतीत आणि दान वैद्याच्या व मनऱशाच्या 
अध्या वंद्याच्या नगरांपैकीं दहा नगरे चिठ्या टाकून दिलीं. ' 

६ गेर्षान वंदाजांस इस्साखार- वंशांतील कुळांच्या 
आणि आशिर व. नफताली यांच्या वंशाच्या. आणि 
बाशानांतल्या मनस्झयाच्या : अध्या. वंशाच्य़ा . नगरां- 
पैकी. तेरा नगरें चिठ्या टाकून दिलीं. 

७ मरारी वेज्राजांस त्यांच्या कुळांप्रमाणे रऊबेन व 
जंबुळून यांच्या वंशांच्या वांग्यांपैकी बारा नगरें दिलीं. 

८ परमेश्वराने मोशााला दिलेल्या आश्ञेप्रमाणें इल्लाएठ 
लोकांनीं लेव्यांस विठआ्या टाकून. हीं नगरें व त्यांची 
शिवारे दिली... ९ त्यांनीं यहूदा व. शिमोन यांच्या 
कुळांच्य़ा ... विभागांललीं पुढें सांगितलेली नगरें दिली, 
१०-लेवी वंशांतील कहाथी कुळांतल्या अहरोनाच्या 
वंशज़ञांस प्रथम वांटा मिळाला. ११ त्यांस त्यांनीं यहूदां- 
तील डोंगराळ प्रदेशांतलें कियोथ-आबा ऊफ हेत्रोन हें नगर 
शिवारांसहित दिटें; आवी हा अनाकाचा पिता होता; 
१२.पण त्या नगरची. होती आणि आसपासचीं खेडींपाडीं 
यफुन्नेचा पुत्र कालेब यास त्यांनीं वतन करून दिलीं होतीं. - 

१३ अहरोन याजकाच्या वंदाजांस मनुष्यवध 
करणाऱ्यासाठी शरणपूर म्हणून हेत्रोन व त्याचें दिवार, 
याखेरीज लिब्ना व त्याचें दिवार; १४ यत्तीर व त्याचें 
शिवार, एष्टमोवा व त्याचें शिवार; १५ होलोन व 
त्याचें शिवार, दबीर व त्याचें शिवार; १६ अडॅन चे 
त्याचें .शिवार, युद्ठा व त्याचें शिवार, बेथ-शेमेश व 
त्याचें दिवार अशी एकंदर नऊ नगरें त्या दोन वंशांच्या 
विभागांतून दिलीं. १७ बन्यामीन वैंशञाच्या विभागा- 


२५३ 


अ० २१५१५७-२९:२ 


-यहोशवा 


यि विहयआआधाधााााथाााााााााााा॒ब॒बा॒॒ब॒ा॒॒॒ब॒बाााबा॒ााा 


पैकी गिनोन व त्याचें शिवार, गेबा व त्याचें. दिवार; 
१८ अनाथोथ व त्याचें दिवार आणि अलमोन व 
त्याचें दिवार अर्शी चार नगरें दिलीं. १९ या प्रकारें 
अहरोन वंद्यांतीठ याजकांस तेरा नगरें व त्यांची 
क्षिवारें मिळाली. प 

२० बाकीच्या कहाथी वंशांतील लेव्यांस एफ़ाईम 
वंशाच्या विभागापैकी चिठी टाकून नगरे दिलीं. 
२१ मनुष्यवध करणाऱ्यासाठी हारणपूर म्हणून त्यांस 
एफाइमाच्या डोंगराळ प्रदेशांतील शखेम नगर व त्याचें 
शिवार, याखेरीज' गेजेर व त्याचें दिवार; २२ किबसा- 
'हम व त्याचें दिवार आणि बेथ-होरोन व त्याचें शिवार 


-_ अशीं एकंदर चार नगरें त्यांनी दिलीं. २३ दान वंशाच्या 


विभागाकरितां एठेतके व त्याचें दिवार, गिब्बथोन व 
त्याचें विवार, २४ अयालोन व त्याचें शिवार आणि 
गथ-रिम्मोन व त्याचें शिवार .ही चार नगरें त्यांनीं दिलीं. 
२५ मनर्शाच्या अर्ध्या वंशाच्या तागख व 
गथ-रिम्मोन व त्यांचीं शिवारे हीं दोन नगरे दिलीं. 
२६ या प्रकारें त्यांनीं बाकी राहिलेल्या कहाथी' वंशजांस 
एकंदर दहा नगरें शिवारांसद्द दिली. | 
२७ लेवी वंशांतील गेषॉनाच्या कुळास मनरझाच्या 
अर्ध्या वंद्याच्या बिभागापैकी मनुष्यवध करणाऱ्यासाठी 
शारणपूर म्हणून बाक्यानांतळें गोलान व त्याचें. शिवार, 
याखेरीज बैरतरा व त्याचें शिवार अशी एकंदर दोन 
नगरे त्यांनीं “दिली. २८ इस्साखार वंशाच्या विभागापैकीं 
किरशोन व त्याचें शिवार,दाबरथ व त्याचें दिवार; २९यर्मूथ 
व त्याचें दिवार आणि एन-गन्नींम व त्याचें दिवार हीं चार 
नगरें त्यांनीं दिलीं. ३० आक्षोर वंशाच्या विभागापैकी मिशा 
“५ त्याचें शिवार, अब्दोन व त्याचें शिवार; ३१ हेलकाथ 
व त्याचें शिवार आणि रहोब व त्याचें शिवार हीं चार 
नगरे त्यांनीं दिलीं. ३२ नफताली वंशाच्या विभागापैकीं 
गालीलांतळें नगर मनुष्यवघध करणाऱ्यासाठी शरणपूर 
म्हणून केदेश घ त्याचें शिवार, हम्मोथः्दोर व त्याचें 
शिवार आणि करतान व त्याचें शिवार हीं तीन नगरें त्यांनीं 
दिलीं. ३२ येणेंप्रमाणें त्यांनीं गेषोंन वंशजांस त्यांच्या कुळां- 
प्रमाणे एकंदर तेरा नगरें त्यांच्या शिवारांसहित दिलीं. 


३४ बाकीच्या लेव्यांस. म्हणजे मरारी - वंशाच्या 
लोकांस जबुजून वंशाच्या विभागापैकी ,यकनाम व त्याचें 
झ्षिवार,: कर्ता. व त्याचें शिवार; ३५ दिल्ला व त्याचें 
क्षिवार आणि नहलाल व त्याचें दिवार अशीं चार नगरे 
त्यांनी दिलीं. ३६ रऊबेन वंशाच्या विभागापैकी बेसेर 
व त्याचें दिवार, याहस व त्याचें शिवार, ३७ कदेमोथ 
व त्याचें दिवार आणि- मेफाथ व त्याचें शिवार अशीं 
चार  नगरें त्यांनीं दिली: ३८ मनुष्यवघ करणाऱ्यासाठी 
डारणषूर म्हणून गाद वंशाच्या विभागापैकीं गिलादांतील 
रामोथ व. त्याचें शिवार, याखेरीज महनाइम व त्याचें 
श्षिवार; २९. हेशबोन व त्याचें दिवार आणि याजेर व त्याचें 
शिवार अशी एकंदर चार नगरें त्यांनीं दिलीं. ४० याप्रमाणें 
बाकीच्या लेव्यांस म्हणजे मरारी वंशाच्या लोकांस त्यांच्या 
कुळांप्रमाणे एकंदर बारा नगरें चिठ्या टाकून त्यांनीं दिलीं. 

४१ इ्लाएल लोकांच्या वतनांतूनं ळेव्यांस एकंदर अद्रे- 


| नगरें त्यांच्या विवारांसहित त्यांनीं दिलीं, ४२ हीं 


नगरें त्यांच्या. आसपासच्या. सव शिवारांसहित मिळाली; 
हा प्रकार त्या सवे नगरांस लागू होता. 

४३ या प्रकारें जो देश देण्याविषयी परमेश्वराने 
इश्माएल लोकांच्या. पूर्वजांशीं आणभाक केली होती तो 
अवघा: त्याने त्यांस दिला व ते त्याचें वतन पावून त्यांत 


राहू लागले. ४४ परमेश्वराने त्यांच्या पूवेजांस वचन दिळें 


होतें. त्याप्रमाणे त्यास चोहोंकहून विसावा मिळाला; 
त्यांच्या कोणाहि शझत्रूंस त्यांच्यापुढे टिकाव धरवला 
नाहीं; परमेश्वराने त्यांचे संवे शत्रु त्यांच्या हातीं दिले. 
४५ परमेश्वराने इस्लाएल घराण्यास ज्या ज्यां हिताज्या 
गोष्टी सांगितल्या . होत्या त्यांतली एकहि उणी पडली 
नाहीं; त्या सर्व सिद्धीस गेल्या. 
१ सग यहोशवाने रऊबेन वंश, गादी वंश व . 
२९९ मनाचा अर्धा वंश यांच्या लोकांना बोलावून 
सांगितटें, २ ' परमेश्वराचा सेवक मोशे याने 
तुम्हांस जें कांहीं सांगितळें होतें त्याप्रमाणें तुम्हीं सर्व 
कांहीं केळें आणि जी जी आज्ञा मीं तुम्हांस दिली ती 
ती तुम्ही ऐकली; ३ आजतागायत तुम्ही. आपल्या 
भाऊबंदांस. सोहून गेला नाही. आणि आपला. देव पर- 


२ण्ड 


रतोरचा 


*“-भ० २९५१-२२. 





मेश्वर : थाची' आज्ञा. लक्षपूर्वक पाळिली.. ४ "आतां | 
तुमचा. देव 'पस्मेश्वर -आने आपल्या -वचनानुसार-तुमच्या |: 
: देशी “एलाजांर- याजकांचा पुत्र फिनद्दास यास पाठविले; 
: वै४: आणि त्यॉजबरोंबर इस्मरुंएल लोकांच्या वंसझांच्या 


.. माऊबंदांस विसार्वी. दिला आहे.तर आंतां. परमेश्वराचा 


: सेवक मोशे यार्ने : योर्देनेपररीकडें “तुम्हांस :जी: भूमि वतन 


- . कशन दिली आहे. तेथें तुम्ही. आपआपल्या .डेऱयांस परत 
जा. ५ मात्र परमेश्वराचा सेवक मोझे यानें. तुम्हांस जें 
धर्मशात्र व नियमशासत्र लावून दिलें आहे तें पाळा; 
, आपला देवः परमेश्वर. याजबर प्रीति-करा, त्याच्या - सवे 
मार्गांनी चाला, 'त्यांच्या आज्ञा पाळा, त्याचे'ःहोऊन राहा 
आणि; त्य़ाची सेवा. जिवेंभावें करा; हेःसवे करण्याचें लक्षांत 
बाळगा: ६ * यहोशवानेःत्यांस अअंशीर्वाद देऊन »श्वाना 
केलें, आणि. तें आपआपल्या डेर्‍यांकडे चालते झाले. : 
७. मनरशाच्या अर्ध्या वंद्यास मोशाने 'बाशांनांतः विभाग 
दिळाहोता, 'पण: त्याच्या दुसर्‍या अध्या बंह्यास यहोशवाने 
- यादेनेच्याः:प्रश्चिसेस "- त्यांच्या -. : भाऊबंक्रमध्यें:,अविभाय 
_ दिळा होता.यंहोझवानें .त्यांस. आपआपल्या डेऱ्यांकडे 





- रवाना. केलें तेव्हां त्यानें त्यांस आज्षीवाद- दिला “च: 


म्हटलें, ८ बिघुल पश, स्पॅ; सोने, पितळ; लोखंड, बहुत 
वसते अश्ञी संपत्ति. घेऊन 'आपआपल्या. डेऱयांस. परत 
जा; आपल्या शत्रूंपासून मिळविलेली लूट. आपल्या 
भाऊबंदांबरोबर वांटून घ्या 


: ९. मंग रऊबेन वंश, गादी वंदा, मनश्‍्शाचा अर्धा वंश 
यांचे. लोक. : इद्लाएल लोकांपासून कनान देदांतल्यां- 


झषिलोहून परमेश्वराच्या. आज्ञेप्रमाणे मोशानें दिलेल्या. 
गिलाद. नामक्र वतनभूमीस परत निघून गेले. १० जेव्हां 
रऊबेन वंश, गाद वंश आणि मनरदांचा अर्धा बंद 
यांतले लोक कनान देशांतील थादेंन थडीच्या प्रदेशी 
आले तेव्हां त्यांनीं यादेनेजवळ एक मोठी प्रेक्षणीय वेदी 
बांधिली. ११ रऊबेन वंश, गाद. वंश व मनरझाचा अर्धा 
वंडा यांतल्या लोकांनीं कनान. देशासमोर यादेनेच्या 
पेलथडीस इस्लाएल लोकांच्या ताव्यांतल्या प्रदेञांत 
एक. वेदी' बांधिल्याचे वर्तमान . इस्राएल लोकांच्या 
कानीं. आलें. १२९ इस्राएहळ लोकांच्या साऱ्या 
मंडळीने हे ऐकल्यावर त्यांजवर लढावयास चालून 
जावें म्हणून ते संवे शिलो येथें एकत्र जमले. 


"५१३ मग- इस्राएल लोकांनीं रऊनेन वंश, गाद *-वंशञ 
व :मसरहाचा' अर्ध्य वंश. यांतल्या लोकांकडे - मिळाद 


पित्ूकुळांतीळ प्रत्येक  वंद्यामागें. एक. :असे. दहा 


सरदार . पाठविळे; . ते. .इस्लाएल - लोकांच्या कुळांतील 
, आपआपल्या पितृकुळांचे प्रमुख. होते. १५ ते : गिलाद' 
देशीं रऊबेन वंश, - गाद वंश व मनंरशाचा अर्धा वंश 
- यांतील लोकांकडे ' जाऊन. म्हणाले, 


१६ : परमेश्वराची 
संवै. मंडळी... म्हणत - आहे; : तुम्ही. इल्राएलाचा देव 
परमेश्रर योजविरुद्ध हः कार्य. पातक केलें: : तुम्ही आतां 


-ही* वेदी'* बांधिली. * आहे; :' म्रोतः- तुम्हीं. . परमेश्वराला 


अनुसरावयाऱचें. सोडून त्याजविस्द्ध. ७आज' बंडोबा, केला 
आहे. १७ पाहा, पौराच्या प्रकरणी जो आम्हांकहून 


'अधर्म'::घडला . त्यामुळें:पस्मेश्वराच्या मंडळीवंर “मरी 


येऊन. गोली, तरी. आजंवर “आमडी * त्या : अधमापाहून 
शुंद्द झालों नाहीं हे आम्हांस थोडें झाळें आहें उ्णूनच 


१८ तुम्ही ' आज : परमेश्वराला अनुसरण्याचें सोडून 
देत आहा. काय ३ आज तुम्ही परमेश्वराविरुद्ध बंडावा 


केला तर. उद्या सर्व. इस्राएल मंडळीवर त्याचा कोच 
होईल: “>. १९ "तुमच्या. वतनाची - भूमि ' अपवित्र 
असली तर परमेश्वराचा. निवासमंडप जेथें आहे. त्या. 


.फरमेश्रेराच्या वतनदेशी. 'मदीपलीकडे येऊन आमच्या- 
:मध्यें..:वतन- घ्या, पण - आमचा. देव परमेश्वर: याच्या 


वेदीखेरीज अन्य वेदी बांधून परमेश्वराविर्दध व 
आम्हांविर्दे बंडावा करू नका. २० जेहहाचा , पुत्र 
आखान यानें समर्पित वस्तूंसंबंधाच्या आज्ञेचा भंग 
केला तेव्हां. इख्राएलांच्या सवे मंडळीवर. कोप झाला: 
नाहीं काय? त्याच्या अधमाोनं त्याचा एकव्याताच 
नारा झाला नाहीं चि 

२१तेव्हां रऊबेन वंश, गाद वंश व मनर्याचा अर्धा 
वंशॉ॒ यांतले लोक इस्राएली पितूकुळांच्या  प्रमुखांस 
म्हणाले, २२ देवाधिदेव परमेथवर, देवाधिदेव' परमेश्वर 
याला ठाळक 'आहे; इस्राएल लोकांसाहि. ठांऊक -क्वोचों 
कीं: आम्हीं परमेश्वराविरुद्ध बंड करून व त्याच्या. आहञेल्ले; 


जज 


अ० २२४२२-२३६ यहोदावा 


धान.झालें. ३१ तेन्हा एलाजार. याजकांचा पुत्र. फिनह्ास 
: यानें 'रळबेन, गाद: व :मतऱ्ये यांच्या :-वंशजांस,: म्हटलें 
यांतः तुम्हीं कांहीं * परमेश्वसंचा गुन्हा केला नाही. म्हणून 
आमची -आज-खात्री- झालीं. आहे . कीं. परमेश्वर आमच्या- 


उरॅघन :करून असें. केळें असल्यास - तो 'आंज: आआहांस 
जीवंत न ठेवो. २३ परमेश्वराला. अनुसरण्याचेंः: सोडून 
द्वेष्यासाठी आम्हीं. ही वेदी बांधिली. असली; तिजबर 
होमारपर्णे, पेयापैणें आणि . .शांत्यपर्णे.: करण्यासाठी 
बांधिली. असलीं, तर “परमेश्वर आमची झडंती घेवो. 
२४ आम्ही पुढला विचार करून व :ब्रिशेष हेतूने-हे | हातून 'बचाविलें - आहे.. २२ तेव्हां: एठाजार.. याजकाचा 
केलें. आहे; आम्ही : म्हणाळो,  'यदाकदावितः पुढील | पुत्र फिनहास त्र सरदार हे रऊबेनी. कगादी यांपासून 
काळीं तुमची - मुळें - आमच्या: ुलांस म्हणावयाची | निघून :गिलादांतून कनान देशीं - इखाएलं लोकांकडे परत . 
कीं इख्राएलाचा देव परमेश्वर---याजर्शी-:_तुमंचा -काग्र | गेछे: व त्यांनीं> त्यांस. ह्य “इत्तांत सांगितला. ३३ तेव्हां 
संबंध आहे १ २५ हे .रऊब्रेनी. व गादी लोकहो, पर- | इख्ाएळ लोकांचे *संमाधान:- होऊम - त्यांनीं परमेश्वराचा. 
मेश्वराने : तुमच्याआमच्यामध्यें -यादेनेची * सीमा लावून । घन्यनाद केला . आणि रऊचेनी “व गादी यांच्याशी 
दिली आहे, म्हणून परमेश्वरावर तुमचा कांही हक्क नाहीं; | लढण्याविंषयी “ अथवा ते राहतात -तो देश उध्वस्त 
असें म्हणून तुमचे वेदाज. आमच्या वंशजांस परमेश्वराची | करण्याविषयी: त्यांनी “> पुन्हा.-- गोष्ट काढिली . नाहीं. 
भक्ति सोडून द्यावयास ' लावतील... २६- यास्तव आम्हीं | ३४::रऊंबेनी-आणि गादी - यांनी :म्हटळे”"कीं. परमेश्वर 
म्हटळें की.:चळा, आपण.एक-वेदीःबांधूं ; :ती., होमबलि. | हाच-: देवः आहें; याची: तुमच्याआमंच्यॉमध्यें. साोक्षे 
अथवा यज्ञबलि भेपोवयासाठीं नम्हे..२७:तर ती तुमच्या: | म्हणूम--ही बेदी" आहे; यावरून त्यांनीं “तिचें नांव 7: 
आमच्यामध्ये: वे ::आमच्यामागून आमच्या व तुमच्या | (:साक्ष:) अर्सें ठेविळें. | 
पिढ्यांमध्यें साक्ष .व्हावी,' यासाठी की आपण :होमबलि इत्लाएलांस परमेश्ररानें - त्यांच्या आस- 
यज्ञबल्ि : व॒शांत्यरपणें . :- यांहींकलून : : परमेश्वरासमोर | %९ छे. पासच्या सर्व शत्रूपासून” स्वास्थ्य दिल्यावर 
उपासना करावी, म्हणजे परमेश्वरावरु-तुमेचा: कांही हक |. बराच काळ ठोटंला; आणि यहोशवा. वृद्ध 
नाहीं. असें : पुढील काळीं तुमच्या. मुलांनी आमच्या .| व वयातीत झाला; २ तेव्हां. यहोशवाने अखिल. 
मुलांस म्हण: नंगे. २८ : आम्हीं म्हटलें, ' घुढें जेव्हां | इत्लाएलांस म्हणजे अर्थात. त्यांचे वडील: जन, त्यांचे 
ते लोक आम्हांस किंवा आमच्या वेजांसः असें म्हणतील. प्रमुख, त्यांचे. न्यायाधीश - आणि त्यांचे. अमलदार यांस . 
तेव्हां आम्ही त्यांस सांगूं.,- परमेश्वराच्या वेदीचा -नमुना :| बोल्यवून आणून म्हटलें, 'मी-आतां ' कुदू व वयातीत 
पाहा; आमच्या पूवेजांनी ती होमबलि अथवा येज्ञबलि | झालो. आहें; ३: तुमच्यासाठी ' तुमचा देव परमेश्वर 
अर्पावयासाठी केली नाहीं, तर ती तुमच्याआमच्यामध्यें | यानें या. सव राष्ट्रांचे काय केलें हे तुम्हीं पाहिलें आहे; 
साक्ष म्हणन आहे. २९ आमचा देव परमेश्वर यास | तुमच्यासाठी लढला तो तुमचा देव परमेश्वर. ४ पाहा 
होमार्पण, अन्नापेण व यज्ञापेण करण्यासाठीं आमचा | हीं अवशिष्ट राष्ट्रं आणि ज्या राष्ट्रांचा मीं संहार केला 
देव परमेश्वर याची त्याच्या निवासमंडपासमोर असलेल्या | आहे. त्यांचा सगळा देश॒ जो यार्देनेपासून मावळतीस 
वेदीखेरीज दुसरी वेदी बांधून परमेश्वराविरुद्ध बंडावा । मोठ्या ससुद्रापयत आहे. ती मीं... तुम्हांस तुमच्या 
करण्याचें आणि प्रभूला अनुसरावयाचें आज सोडून देणें । वंशाचे वतन व्हावें म्हणून वांहून दिला आहे; 
आमच्या हातून कदापि न घडो ७५ आणि तुमचा देव. परमेश्वर त्यांस तुमच्यापुढ्न 
३० रऊनेन वेश, गाद वेश व मनइशाचा अर्धा वंश | घालतील आणि . तुमच्या नजरेपुढहून हाकून देईल; 
यांतील. लोकांचें हें म्हणणें ऐकून फिनहास याजक व | तुमचा देव परमेश्वर यानें सांगितल्याप्रमाणें तुम्ही 
त्याजबरोबर असलेले इस्राएल वंद्याचे सरदार यांचें समा- | त्याच्या भूमीचें ब्रतन पावाल. ६ यास्तव मोठी हिंमत 
२५६ 
























मध्यें आहे; तुम्ही "भाता इस्ताएठ लोकांस :परमेश्वराच्या . 





धरा, मोश्याच्या :नियमशात्राच्या प्रंथांत जें लिहिलें 
आहे तें. सगळें मान्य “करून पाळा, 'त्यापासून उजवी: 
डावीकडे वळूं नका; उ: तुमच्यामध्ये : जीं :राष्ट्रे-सहिली 
आहेत त्यांशीं मिळून जाऊं नका; त्यांच्या ' देवांचे 
नांवहि घेळं नका, त्यांच्या नांवाची शपथ कोणाला 
वाहावयास लावूं नका, त्यांची उपासना करूं नका; 
त्यांस नमूं नका; ८ तर तुम्ही आजवर आपला- देव 
परमेश्वर यात्त धरून राहिलां : आहां तसेंच राहा. 


६ परमेश्वराने तुमच्यापुह्दन मोठमोठी व. बलाढ्य राष्ट्रे 


घांलवून दिलीं आहेत, तुमच्यासमोर तर आजवर 
कोणीहि टिकला नाहीं. १० तुमच्यांतला : एंक जण 
संह्ांस पळवून लावील, कारणं तुम्हांस सांनिंतल्या. 


भ्रमार्णे * तुमच्यासाठी. लढणारा. प्रत्यक्ष ' तुमचा देव 


परमेश्वर आहे. ११ ग्रास्तव तुमचा देव ' परमेश्वर 
याजवर तुमचे प्रेम राहील अक्षी खबरदारी घ्या 
१२ पण जर तुम्ही कोणत्याहि प्रकारें त्याजपासून परां 
क्रूल व्हाल, तुमच्यांत वस्ती करून असलेल्या अवशिष्ट 
राष्ट्रास जाऊन मिळाल व त्यांच्याशीं शरीरसंबंध करून 
' दळणवळण ठेवाल १३२ तर हें परके समजा कीं यांपुढे 


तुमचा देव परमेश्वर या राष्ट्रास तुमच्या नजरेपुढून । 


दूर्‌ घालवून देणार नाहीं, तर तीं तुम्हांस पाश ब सांपळा. 


तुमच्या कुशीला चाबूक व डोळ्यांला कांटे अशीं | 


होतील; आणि . अखेरीस जी उत्तम भूमि तुमचा 
देव परमेश्वर याने तुम्हांस दिली आहे तींतून 'तुमचा 
नायनाट होईल.'”१४ पाहा, मी आज सवे दुनियेच्या 
रहाटीप्रसाणें जाणार; तुम्हां सर्वाच्या मनाची व 
चित्ताची खात्री. झाली. आहे. की आंपला देव 
परमेश्वर याने “आपल्यासंबंधार्ने ज्या ज्या हिताच्या 
गोष्टी सांगितल्या त्यांतली एकहि कमी पडली नाहीं 
त्या सवे तुम्हांसंबंधारने झाल्या, एकहि गोष्ट कमी पडली 
नाहीं. १७ तुमचा देव परमेश्वर यानें तुम्हांस सांगित 





अ० ९३५६-२४: 
%६: तुमचा देव परमेश्वर याने जो करार पाळण्याची 
तुम्हांस आज्ञा दिली: आहे त्याचें उल्लंघन करून अन्य 
द्षेवांची' उपासना करोल व त्यांस नमाळ तर परमेश्वराचा 


तुम्हांवर. भडकेळे आणि जों उत्तम देश त्यानें 
तुम्हांस. दिला आहे त्यांतून तुमचा नायनाट त्वरित होईल. 

१ नंतर यहोशवाने इस्राएल वंद्यांच्या संव 
२७ लोकांस शखेम येथें जमविले; आणि इश्नाएळ 
-” 'शे्रेकांचे वडील जन, त्यांचे प्रमुख, त्यांचे 


-न्यांयाधीरा व त्यांचे अमलदार यांस बोलावू पाठविलें 


आणि ते. देवासमोर हजर झाले. २ . यहोशवा सवे 
लोकांस म्हणाला, .इंख्राएलांचा देव परमेश्वर म्हणतो 
प्रोचीन काळीं अन्नाहाम व नाहोरं यांचा पिता तेरह 
आदिकरून तुमचे पूजे फरात महांनदापंठीकडें राहत 
असत व ते अन्य देवांची उपासना करीत असत. 
३ तुमचा मूळपुरुषं अत्राहाम यास महानंदाच्या पली 
कहून मी आणिलें, कनान देशभर फिरविले, त्याचा 
वैश बहुगुणित केला व त्यास इसहाक दिला. ४ मग 
मी इसहाकास याकोब व॒एसोव हे दिले, आणि 
एसावास सेईर डींगर वतन करून दिला; याकोब हा 
आपल्या सुलांबाळांसह मिसर देशीं गेला. ५ नंतर मीं 
मोशे. आणि. अहरोन यांस पाठवून मिसर देशांत जीं 
कृत्ये कैली तेणेकरून त्या देझास पीडिलें; नंतर मीं 
तुम्हांस बाहेर आणिलें. ६ मीं तुमच्या पूर्वेजांस मिसर 
देशांतून काढून आणिलें; मग तुम्ही समुद्रापर्यंत येऊन 
पोहंचलां. आणि मिसरी लोकांनीं रथ व स्वार यांसह 
तांबच्या समुद्रापर्यंत तुमचा पाठलाग केला. ३. त्यांनीं 
परमेश्वरांचा घावा केला तेव्हां त्यानें तुमच्या बे 
मिसऱयांच्या दरम्यान अंधार पाडिला आणि . त्यांजवर 
ससुद्र आणून त्यांस गडप केलें; मिसर देद्यांत मी. जें 
कांहीं केलें ते तुम्ही आपल्या डोळ्यांनी पाहिलें; नेतरं 


॥ रानांत तुमची वस्ती बहुत दिवस झाली. < मग मी 


लेल्या सर्वे हिताच्या गोष्टी ज्याप्रमाणें -घहून आल्या । तुम्हांस यादेंनेच्या पूर्वेस राहणाऱ्या अमोरी लोकांच्या 

त्याप्रमाणेंच आहिताचे प्रसंग -“ परमेश्वर तुम्हांवर | देशांत आणिलें; ते तुम्हांशी लढले; मीं त्यांना तुमच्या 

गुजरवून जी ' उत्तम भूमि तुमचा देव परमेश्वर यानें । हाती ' दिळें ब तुम्हीं त्यांच्या देशाचा ताबा घेतला 

तुम्हांस दिली आहे. तींतून तुंमचा नायनाट करील. | तुमच्यांपुद्ठन मीं त्यांचा संहार केला. ९ नंतर मवाबाचा 
१9७ २५७ 


अ० २४५५-३१ 


_ मीं तुमच्या. . आघाडीस. -गोघीलमाध्या 
हाकून दिले; हे. काम . तुमच्या . तरवारीने अथवा 
घनुष्याने झालें नाहीं..१३ मग ज्या. जमिनीवर तुम्दी कष्ट 


केले. नाहींत अक्ी भूमि मी. तुम्हांस. दिली; जीं नगरे. 


तुम्ही बांधिलीं नाहींत. त्यांत तुम्ही बसत आहा, जे 
द्राक्षांचे मळे व जेतूनांचे वाग तुम्ही. लाविले. नाहीत 


त्यांचा उपज तुम्ही खात. आहां. १४ तर आतां परमे- 


- श्वराचें भय धरा, त्याची सेवा सात्विक व खऱ्या मनानें 
करा; आणि महानदापलीकडे व निसर : देहांत जे 


देव तुमच्या पूर्वजांनी -पुजिळे ते टाकून देऊन परमे- 


श्रराची सेवा करा. १५ परमेश्वराची सेवा. करणे. हें 
तुम्हांस गैर दिसत असलें .तर तुरी. कोणाची सेवा 
_ करणार हे. आज ठरवा; महानदापलीकडे तुमच्या 
पूर्वजांनी जे देव पुजिले त्यांची, किंवा तुम्ही . राहत 
आहां त्या देशांतल्या अमोर्‍यांच्या. देवांची १ मी. आणि 


माझें घराणें तर परमेश्वराची सेवा. करणार. १६ तेव्हां | 


लोकांनी उत्तर दिलें, परमेश्वराचा त्याग . कलन अन्य 
देव पुजर्णे हें आम्हांकडहून न धडो; १७ कारण आमचा 
, देव परमेश्वर यानेंच आम्हांस व आमच्या. पूर्वजांस 
मिसर देशांतून, . दास्यग्हांतून बाहेर आणिलें; त्यानेच 
आमच्या नजरेसमोर मोठमोठे चमत्कार केळे आणि 
ज्या वाटेने. आम्हीं प्रवास केला आणि ज्या लोकांमधून 


आम्ही मार्गक्रमण केलें त्यांत आमचें त्यानें रक्षण केले; 
१८ . आणि. या देशांत. राहणारे अमोरी वगैरे सर्व 


लोकांस त्यानें आमच्यापुढून घालवून दिलें; आम्हीहि 





न| 


| डं 


पाठविल्या व त्यांनी अमोऱ्यांचे. दोन राजे शुम्हांपुडन 





री 
४४ 
! 
ढे 


अडवू 
1. 
३ कळत 
1 १12441 


अडे 


शवानें . त्या दिवशीं ऱ्या , ठोकांकडून . करार करविला 
आणि झखेमांत त्यांस विघि ब नियम लावून दिले. . 

२६ ह्या गोष्टी महोशबानें देवाच्या नियसशाखाच्या 
प्रंथांत लिहून ठेविल्या आणि एक मोठी शित्तं घेऊन 
परमेश्वराच्या पवित्रस्थानाजवळीलळ एका एला झाढा- 


बतनमभागाच्या सीमेवर त्यांनीं त्यास मूठमाती दिली. ३१ 
यहोशवाच्या हयातीत. आणि.. यहोश्ययाच्या मरणानंतर 
जीवंत राहिलेल्या ज्या वडील . लोकांस परमेश्वराने 


 रेच्ट 


अ० २४:३११-शा. १५११७ 





इस्लाएलासाठीं. काय: काय केळे हॅ विदित होतें. त्यांच्या: याच्या वंशजांकहून . शंभर कसीतो देऊन . विकत घेतली 


हयातींत इक्लाएक लोकांनीं परमेश्वराची सेवा. केली. 


होंती; हॅ ठिकाण योसेफवंशजांचें वतन-झालें. ३३ नंतर 


३२ योसेफाच्या अस्थि इद्लाएल. लोकांनीं. मिसर । अहरोनाचा पुत्र एलाजार हा मृत्यु पावला; त्याला त्यांनीं 
देशांतून आणिल्या होत्या त्या. शखेम येथें एके: जागीं । एफ़ाइमाच्या डोंगराळ प्रांतांत त्याचा पुत्र फिनहास 


'पुरिल्या. 


ही जागा. याकोबाने हखेमाचा बाप हमोर । याचें गांव गिबा येथें मूठमाती दिली 


श्ास्ते 
००६ 


“ १ यहोशवाच्या मृत्यूनंतर . इस्राएल लोकांनीं 
९ परमेश्वरास बिचारिळें की कनानी लोकांशीं युद्ध 

करावयासाठीं .आमच्यातर्फे पहिल्यानें कोणीं स्वारी 
करावी £ २ परमेश्वराने सांगितलें; यहूदाने प्रथम सामना 
करावा; पाहा, हा देश .मीं त्याच्या हातीं दिला आहे. 
३ यहूदा आपला बंधु शिंमोन यास म्हणाला, मजबरोबर 
माझ्या वतनांत ये, म्हणजे आपण कनान्यांशीं युद्ध 
करूं; तुझ्या वतंनांत मीहि तुजबरोबर येईन; तेव्हां 
शिमोन त्याजबरोबर गेला. ४ मग यहूदारने स्वारी केली; 
परमेश्वराने कनानी व परिज्ी यांस त्यांच्या हातीं दिलें 
व त्यांनीं बेजेक येथें त्यांच्या दहा हजार लोकांचा संहार 
केला. ५ बेजेक येथें त्यांची अदोनी-नेजेकाशीं गांठ पडली 
तेव्हां त्यांनीं त्यांशीं लढून कनानी व परिज्जी यांचा 
संहार केला. ६ अदोनी-बेजेक पळून रेला, तेव्हां त्यांनीं 
त्याचा पाठलाग करून त्यास पकडिलें आणि त्याच्या 
हातापायांचे आंगठे कापून टाकिले. ७ तेव्हां अदीनी- 
बेजेक म्हणाला, हातापायांचे आंगठे कापलेले सत्तर 


राजे माझ्या मेजाखालीं तुकडे वेचीत . असत; माझ्या ! 


करण्याप्रमा्णे देवाने मलो बदला दिला.. मग ते त्यास 
यरुझालेमास घेऊन आले, तेथें तो मृत्यु पावला. 

८ यहूदा वेश्याच्या लोकांनीं यरुशलेम लहून घेतलें, 
त्यावर तरवार चालविली वे त्या मंगरास : आग लाविली. 


९ नंतर यहूदा. वंशाचे लोक डोंगराळ प्रदेश, दक्षिण 
देश आणि तळवटीचा देश यांत राहणाऱ्या कनान्यांशीं 





लढावयासः गेले. १० हेत्रोनांत राहणाऱ्या कनान्यांवर 
यहूदाच चढून गेला व त्यांनीं शेहाय, अंहीमन व 
तल॒मय यांचा वध केला; हेग्रोनाचें पूर्वीचे . नांव किर्याथ- 
आर्बा होतें. ११ तेथून दबीरच्या' रहिवाऱ्यांवर त्यानें 
स्वारी केली; दबीरचें पूर्वीचे नांव क्रियोथ-सेफर होतें. 
१२ कालेब म्हणाला, जो कियोथ-सेफर याशीं लहून तें 
हस्तगत करील त्यास मी आपली कन्या. अक्रसा ही 
देईन. १३ तेव्हां कालेब ग्राचा धाकटा बंधु कनाज 
यांचा पुत्र अथनिएल यानें तें शहर हस्तगत केलं तेव्हां 
त्याने आपली कन्या अकसा ही त्यास बायको करून 
दिली. १४ ती आली तेव्हां आपल्या बापापासून त्यानें 
कांहीं जमीन मागून ध्यावी अशी तिनें त्यास भर दिली; 
ती गाढवावरून उतरली तेव्हां कालेबानें तिला विचारिलें, 
तुला काय पाहिजे ९ १५ ती त्यास म्हणाली, मळा एक 
देणगी द्या; तुम्हीं मला दक्षिणेकडची जमीन. दिली आहेच, 
तर मला पाण्याचे झरेहि द्या; तेव्हां कालेबाने तिला 
दरचे व खालचे झरे दिले. 

१६ भोशाचा सासरो केनी याचे वंशज यहूदा 
वंशाच्या लोकांसहित खजुरींच्या नगराहून यहूदाच्या 
रानांत गेले; हें नगर अरादाच्या दक्षिणेस आहे; तेथें 
जाऊन ते त्या लोकांबरोबर राहिले. १७ मग यहूदाने 
आपला. भाऊ शिमोन याजबरोबर जाऊन सफाथ येथील 

१ उत्प. ३३:१९ पाहा. 

२ अथवा: मेहुणा. 


२५९ 


अ० १५१७-२९:५ 





- राहणारे कनानी. यांस मोर : देंऊन त्यांचा अगदी 





१:२:३०- जबुळून यानें कित्रोन - व: नहृलोळ येथील 


विध्वंस केला. त्या नगराचे नांव हमा ' जसे. पडले. .! रहिवाश्यांस घालवून दिलें . नाही; कनानी त्यांमध्यें 


१८ यांखेरोज यहूदाने ग्या, अष्कलोन आणि ऐकोन 


हीं त्यांच्या शिवारांसह घेतलीं. १९ परमेश्वर यहूदाच्या 


बरोबर होता; त्यानं डोंगराळ प्रदेशांतील -रहिनासी 
घालवून दिले; प्रण तळवटींत राहणाऱ्या लोकांस त्याला 
घालवून देतां येईना, कारण त्यांच्यापार्शी लोखंडी .. रथ 
होते. 2 
नगर कालेबास दिलें व त्याने तेथून अनाकाच्या तिघा 
पुत्रांस घालवून दिलें. २१. यरठालेमांत राहणाऱ्या 
यवूसी लोकांस बन्यामिन्यांनीं घालवून दिलें नाहीं. 
ऑजफॅग्रेत यरबूसी लोक यरुशलेमांत बन्यामिन्यांबरोबर 
वस्ती करून आहेत. 


योसेफॉन्या वंशजांनींहि” बेथेलावर - स्वारी ' 


केळी: - परमेश्वर त्यांच्याबरोबर :होता. २३. जेथेल 
नगर हेरण्यास योसेफाच्या घराण्याने मनुष्य पाठेविठे; 
_ त्या नगराचे पूर्वाचं नांव लूज होतें. २४ त्या हेरांनी 
त्य़ा नगंरांतूने एक मनुष्य बाहेर निघतांना पाहिला; 
त्यास त्यांनी म्हटलें, नगरांत जाण्याचा मार्ग आम्हांस 
दाखीव--म्हणज़े आम्ही तुजवर कृपा करू. २'५ तेव्हां 
त्याने त्यांस नगरांत जाण्याचा मार्ग दाखविला, आणि 
त्यांनीं म्या नगरावर तरवार चालविली; पण त्य़ा 
मनुष्यास त्यांनीं त्याच्य़ा धरादारासुद्धां वांचविलं. 
२६ त्य़ा मनुष्याने हित्ती लोकांच्या देशीं जाऊन एक 
नगर वसविले व त्याचें नांव लूज ठेविलें; आजपर्यंत 
तेच नांव त्या नमरास आहे. 

२७ मनरशाने बेथ-शान, तानख, दोर, इब्लाम आणि 
मगिह्ो दरी नगरे व त्यांच्या आसपासचीं. . खेडींपाडीं 
यांतील रहिवारय़ांस धालवून दिलें नाहीं; कनान्यांनीं 
त्य़ा. प्रांतांत राहण्याचा हट्ट धरिला. २८ पुढें इख्राएल 
लोक प्रबळ झाले. तेव्हां त्यांनीं कनानी लोकांस बिगार- 
काम करावयास लाविलें; सगळ्यांना हाकून दिलें नाहीं. 

२९ एझाझमानें गेजेर येथील. राहणाऱ्या कनान्यांस 
घालवून दिलें नाहीं: ते कनानी गेजेर येथें त्यांच्या- 
मध्यें वस्ती करून राहिले 


२० मोडाच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांनीं देंब्रोन 


वस्ती करून बिगारकाम करू लागले. 

३१ आजेराने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, 
हेल्वा, अफीक : व" रहोब यांतील रहिवाश्यांस घालवून 
दिलें. नाही; २२ म्हणून  आशेर वंशाचे लोक त्या 
देशच्या कनानी राहिवाऱ्यांमध्यें वस्ती करून राहिले; 
कारग त्यांनीं त्यांस घालवून दिलं नाहीं. 

» ३३ नफतालीच्या वंशजांनी बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ 
येथील रहिवाऱ्यांस घालंवून दिलें नाहीं, तर ते त्या 
देशच्या कनानी. रहिवाऱ्यांमध्यें वस्ती करून राहिले; 
पण बेथ-दशेमेश. व नेथ-अनाथ - येथील रहिवासी त्यांचें 

३४ अमोरी लोकांनी: : दानाच्या वंदाजांस डोंगरी 
भ्रदेशांत . पळवून. .शाविठें;'. ते. त्यांस . तळवटींत येऊं 
देईनात; ३५ अमोऱ्यांनीं हेरेस पहाड, अयालोन व 
शांलबीम येथेंच राहण्यांचा हद्र धरिला; पण योसेफाचें 
घराणें प्रबळ झाल्यांवर॑ अंमोऱ्यांस . निगारकाम करणें 
भाग पडलें. ३६ अमोर्‍्यांचा , प्रदेश अक्राब्बीमाचा 
चढाव आणि सेला येथून पुढें होता 

१ परमेश्वराचा दृत मिल॒गालाहून बोखीम येथें 

२ जाऊन म्हणाला, मीं तुम्हांस मिसर देशांतून 
कोढून तुमच्या पूवजांस आणभाक करून देऊं 
केलेल्या देशांत आणिलें, आणि मीं तुम्हांस म्हणालो 
| होता. कीं तुमच्याशी केलेला करार मी कधीं मोडा- 
वयाचा नाहीं; २ तुम्हीं या देशच्या रहिवाऱ्यांशीं 
कांद्दी करारमदार करू नयेत; तुम्ही त्यांच्या 
वेद्या मोडून टाकाव्या, पण माझी वाणी तुम्हीं 
ऐकली नाहीं तें कां£ ३ ग्रास्तव मोहि म्हणाले, मी 
त्य़ा लोकांस तुम्हांपुहून घालवून देणार नाहीं. तर ते 
तुमच्या कुशीला कांठ्यांसारखे होतील आणि त्यांचे 
देव तुम्हांस पाहा होतील. ४ परमेश्वराचा दूत 
सगळ्या इस्राएळ लोकांस हे शब्द बोलला तेव्हां 
त्यांनी मोठा हेळ . काहून आकांत केला. ५ त्यांनीं 


त्या स्थलाचें नांव. बोखीम ( आकांत करणारें ) असें 


२६० 


अ० २:५-रेशड 





* ठेविलें; तेथें त्यांनी परमेश्वरास यज्ञ केळे. - र 
यहोशवाने इ्लांएल लोकांस निरोप दिला तेव्हां 
ते संव आपआपल्या वतनाचा. ताबा घ्यावयास गेलें. 
यहोदावांच्या हयातींत' “आणि : यहोशवा.  मरंण 
पावल्यावर" जे वेडीळं लोक मांगे राहिले त्या संगेळ्यांच्या 
ह्यातींत उ्हेणजे - परमेश्वराने इखाएळं लोकांसाठी 
केलेलें सगळें थोर कार्य ज्यांनीं पाहिलें : होतें. त्यांच्या 
ह्यातींत इस्नाएह लोक परमेश्वसची सेवा करीत राहिले 
८ परमेश्वराचा सेवक नूनाचा पुत्र यहोशवा हा एकं 
दहा वर्षांचा होऊन मरणं पावला. ९ एफ़ाइमाच्या 


डोंगरांळ प्रदेशांतील गाढा परवेताच्या उत्तरेस तिम्राथ- 
हेरेस येथे त्याच्या वतनाच्या सीमेवर त्यांनीं त्यास भूठ-. 


मांती 'दिंली. १० त्या पिढोंतील सवे लोक आपल्या 
पितरॉस जाऊन ' मिळाल्यावर त्यांच्यामागून जी 
हुसरी पिढी उत्पन्न झाली तिला - परमेश्वराची व त्यानें 
__ इल्लाएलासाठीं केलेल्या कांयीची ओळख नव्हती. 
-_. ११ तेव्हां इत्वाएल लोक : परमेश्वराच्या इृ्टीने 
. बॉहेट ते कून बाल. देवांची उंपासना करूं लागले, 
4२ त्यांच्या पूवेजांचा देव जो परमेश्वर, ज्यानें त्यांस 
मिसर॑ देशांतून बाहेर काढिलें त्याचा त्यांनीं त्याग. केला: 


अन्य देवांचे .म्दणजे आपल्या आसपॉसं असलेल्या 


लोकांच्या देवांचे अनुसरण करून ते. त्यांच्या चरणीं 
लागले आणि त्यांनीं परमेश्वरास क्रोधाविष्ट केलें. १३ पर- 
मेथवराचा त्याग करून त्यांनी बाल व अष्टरोथ यांची 
भक्ति, केली; १४ म्हणून इस्वाएलावर परमेश्वराचा कोप 
भडकला, त्यानें त्यांस ठटारूंच्या हातीं दिलें, आणि त्यांनीं 
त्यांस लटिळें; त्यानें त्यांस त्यांच्या आसपासच्या शत्रूंच्या 
हवाली केलें म्हणून त्यांना आपल्या शत्रूंसमोर यापुढें 
टिकाव धरवला नाहीं. १५ परमेश्वराने त्यांस शपथ- 
पूर्वक सांगितलें होतें 'स्याप्रमार्णे जेथेंजेथें ते जात 
तेथेंतेथे त्यांच्यावर परमेश्वराचा हात पढून त्यांचें 


अहित होड, आणि ते. फार संकटांत पडत. १६- 


परमेश्वर त्यांच्यांत शास्ते उत्पन्न करी अ ते त्यांस 
ळटणाऱ्यांच्या हातूत सोडवीत. १७ तरी ते आपल्या 
झात्त्यांचें ऐकत नसत; ते व्यभिचारी मतीने अन्य 


देवांच्या मार्गे. लागून :त्यांच्या चरणीं लागत. . त्यांचे 


पूर्वज 'मरमेश्वराच्या आज्ञा पाळीत तो मागे सोडून ते 


त्वरित बहकले; आपल्या पूर्वजांप्रमाणें :ते. वागळे 
नाहींत. १८ जेव्हां जेव्हां परमेश्वर त्यांच्यासाठी झास्ते 
निपजवी तेव्हां' त्या प्रत्येकाच्या बरोबर परमेश्वर 
असुन: त्यां झास्त्याच्या हृयातींत तो. त्यांस त्यांच्या 
शा्ूंच्या : हातून बचावीत असे; कारण त्यांजवर ठोक 
-जुळम करीत व त्यांस गांजीत यामुळें ते कण्हत हें पाहून 


"परमेश्वराला पस्तावा झाला. १९ तरी पण शास्ता सरण 


पावला म्हणजे ते पुनः : उलटून. आपल्या- चडिलापेक्षांहि 
अधिक बिघडत आणि अन्य: देवांची भक्ति करून 
त्यांच्या चरणीं लागत;- ते आपला वर्तनकम: व. हृ्ट 
सोडीत नसत. २० तेव्हां इस्राएलावर परमेश्वराचा कोघ 
भडकून तो म्हणे, मीं यांच्या . वडिलांशी केलेला करार 
ह्यां राष्ट्राने उद्ंघिला आहे, ह्यानें माझी वाणी ऐकली 


* | नोंदी; २१ म्हणून यहोशंवाच्या ख्रत्युसमयीं जीं राष्ट्र 


चांचूनं राहिली त्यांपैकी कोणासहि मी इतःपर त्यांच्या- 
पुढेन घालवून देणार. नादीं; २२ आणि यावरून त्यांच्या- 
द्वारे मी इस्राएलाची परीक्षा करीन आणि त्यांचे. पूर्वज 
माझ्या मार्गाने चालत होते त्याप्रमाणे ते चालतात कीं 
नाहीं हॅ पाहीन. २३ यास्तव परमेश्वराने त्या रास 
एकदम घालवून . दिलें नाहीं, राहूं दिले आणि त्यांस 
यहोऱावाच्या हातीं दिलें नाहीं. 
$ कनान देशांतील लढायांचा ज्या इद्लाएल 
लोकांना अनुभव नव्हता त्यांस कसास लावण्यासाठी 
परमेश्वराने कांहीं राष्ट्रें देशांत राहूं दिली; २ ह्यांत 
हेतु हाच होता कीं इस्लाएह लोकांच्या पिढ्यांपैकीं 
निदान ज्यांस लढाईचा मुळींच अनुभव नव्हता त्यांस 
तिचा अनुभव घडावा व त्यांस तिःचें दिक्षण द्यावे. ३ जीं 
राष्ट्रे राहूं दिलीं तीं हीं : पलिष्ट्यांचे पांच सरदार आणि 
सवे कनानी, सीदोनी आणि बाल-दर्मोन डोंगरापासून 
हृमाथाच्या घाटापर्यंत लबानोन ' डोंगरांत राहेणारे . 
हिब्वी. ४ यांस राहूं देण्यांत हेतु हाच कीं ज्या आज्ञा 
परमेश्वराने मोशाच्या द्वारें इद्चाएठ लोकांच्या वडिलांस 
दिल्या त्या ते पाळितात किंवा नाहीं याबद्दल त्यांस 


२६१. 


अ० हेः४-२८ 


| न झात्ते 





कसास लावावें. ५ या प्रकारें इत्लाएल लोक कनानी, 
हित्ती, अमोरी, परिज्जी, .हिब्वी व यचूसी यांच्यामध्यें 
वस्ती करून राहिले; ६ ते त्यांच्या मुलींशी :विवाह 
'करू लागले, आपल्या मुली. त्यांच्या मुल्अंस . देऊं -लागळे 
आणि त्यांच्या देवांची भक्ति करूं लागले. क 


७ इस्माएंल लोकांनीं परमेश्वराच्या दृष्टीने बाट ते. 
केळे, आपला देव परमेश्वर यास ते विसरले 


बाल व अशेरा या मूर्तीची भक्ति करूं लागले; ८ म्हणून 
इस्ाएलांवर परमेश्वराचा कोप भडकला आणि त्यानें 
त्यास मेसोपटेम्याचा राजा कुशन-रिशायड्वेम याच्या हातीं 


*दिळे, आणि या प्रकारें इस्राएल लोकांनीं आठ वर्षेपर्यंत. 


कुहनं-स्शिथईम याचें दास्य केलें. ९ इस्राएल लोकांनीं 


परमेश्वराचा धावा केला तेव्हां त्यानें. त्यांच्याभ्रीत्यर्थ. 
कालेबाचा धाकटा बैधु कनान याचा पुत्र अथनिएल.: ह्यास 


सोडबिणारा म्हणून योजिले; आणि त्यार्ने त्यांची सुटका केली. 
१०. त्याजवर परमेश्वराचा आत्मा उतरला व॑ तो इखा- 
शएटाःचा शास्ता झाला; तो लढाईस निघाला तेव्हां. पर- 
मेश्रूरानें मेसोपटेम्याचा राजा कुशन-रिशाथईम यास 


त्याच्या हाती दिलें व त्याजवर त्याचें वर्चेस्व झालें;, 
११ त्यानंतर चाळीस वर्षे देशास स्वास्थ्य प्राप्त झालें; 


मग कनानाचा पुत्र अथनिएल ृत्यु पावला. 

_ १२ पुनः इस्राएल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीने जें 
वाईट तें करूं लागले; त्यांनीं जें केळें तें परमेश्वराच्या 
दृष्टीने वाईेंट होतें म्हणून परमेश्वराने - मवाबाचा राजा 
एग्लोन याचें इल्लाएलावर प्राबल्य केलें. १३ तेव्हां 
त्यानें अम्मोनी व अमालेकी यांस आपल्याकडे जमवून 
इस्राएल लोकांवर चाळ केली आणि त्यांजवर मारा 
करून खजुरींचें नगर हस्तगत केळे. १४ यास्तव इस्ला- 
एल लोकांनीं मवाबाचा राजा एग्लोन याचें अठरा वषे 
दास्ये केळे. १५. मग इस्राएल लोकांनीं परमेश्वराचा 
धावा केला, तेव्हा परमेश्वराने गेराचा पुत्र एहूद 
ह्याला त्यांस सोडविणारा म्हणून योजिलें; तो बन्यामिनी 
असून डावरा होता;. त्याच्या हस्ते इख्वाएल लोकांनीं 
मवाबाचा राजा. एग्लोन.. यास . नजराणा - पाठविला 


१६. एहूदार्ने “एक . हातभर लांब दुधारी तरवार . 


आपल्यासाठी बनवून आपल्या .: झम्याखालीं उजव्या 


मांडीवर बांधिली. ....१७. त्यानें. मवाबाचा. राजा 
एम्लोन . याच्यापुढें-- नजराणा, सादर....क्रेला; एग्लोन 


हा: फार लढर- पुरुष होता;. १८ . नजराणा देण्याचें 


- झाल्यावर त्यानें - नजराणा : घेऊन. आलेल्या लोकांची 


रवानगी केली; १९ पण . गिल॒गालाजवुळील पाषाणमूर्ती- 
पर्यंत गेल्यावर एहृद स्वत; परत: येऊन म्हणाला, राजा, 
मला . आपल्याशी. कांहीं गुप्त . गोटट बोलावयाची आहे. 
राजा लोकांना म्हणाला, :गप्प राहा ! तेव्हां .त्याच्या- 
जवळ उभे असलेले. लोक आहेर गेले. . २० एहूद 


-त्याच्यापाशी आला त्यां समयी तो. हवाकीर माडीवर 


कख बसला होता. एहूद त्यास म्हणाला, आपणाला 


देककढला कांहीं संदे मळा सांगावयाचा आहे; हें ऐकून 


तो आसनावरून उठला. २१ तेव्हां. एहूदानें आपला 
डोका हात पुढें करून उजव्या मांडीवरली तरवार 
उपसली आणि त्याच्या पोटांत. खुपसली; २२ .तर: 
वारीच्या पात्याबरोबर . मूठहि . आंत गेली; तें पाते 
त्याच्या मेदामध्यें चिकटून . राहिळें, कास्ण ती तरवार 
त्याच्या पोटांतून त्यानें बाहेर 'काढिली. नाहीं;-ती पश्चात्‌ 
भागी. बाहेर निघाली. २३ . मग बाहेर. देवडीवर 


-जाळन. 'एहूदाने माडीची कवाडे लावून त्यांस कुलूप 


लाविलें... २४ तो निघून गेल्यावर. त्याचे: चाकर येऊन 
पाहतात तों माडीचीं कवाडे लाबिलेलीं.. त्यांच्या दृष्टीस 
पडलीं तेव्हां त्यांस वाटळें कीं तो आपल्या माडीवरील 
कोठडींत लघुशंका. करीत असेल. २५ ते वाट पाहून 
पाहून थकले; तो. माडीचीं कवाडे उघडीत नाहीं असें 
पाहून. त्यांनीं किल्ली घेऊन ती उघडिलीं आणि पाहतात 
तों त्यांचा स्वामी मरून भूमीवर पढळेला आहे असें 
त्यांच्या दृष्टीस पडलें. २६. ते वाट पाहत होते तेवढ्या 
अवकाशांत एहूद. पढून पाषाणमूर्तीच्या पलीकडे सड्देरा 
येथे जाऊन पोहचला. २७. तेथें. रोल्यावर' त्यानें 
एफ़ाझ्माच्या डोंगराळ प्रदेशांत रणशिंग वाजविले तेव्हां 
त्याच्याबरोबर इस्राएछ लोक डोंगरावरून उतरले, 
आणि. तो त्यांच्यापुढे चालला. २८ तो त्यांस म्हणाला 
माझ्या पाठोपाठ .या, कारण परमेश्वराने तुमचे मबाची 


२६२. 


झ्ात्ते 


अ० ३१५२८-४:२० 





डात्रु तुमच्या हाती दिले आहेत. तेव्हां त्यांनीं त्याच्या 
पाठोपाठ जाऊन देशाजवळचे यादेनेचे उतार रोखून 
घरिळे आणि कोणासहि पार. जाऊं दिलें नाहीं. 
२९ त्या समयीं त्यांनीं मदाब्यांचे सुमारें दहा हजार 
लोक मारिले; ते सवे धष्टपुष्ट व शर वीर होते; त्यांच्यां- 
तळा कोणीहि बचावला नाहीं. ३० या प्रकारें मवाब 
त्या दिवशीं इल्लाएलाच्या काबूंत आला. यानंतर देशास 
रेशीं वर्षे स्वास्प्य प्राप्त झालें. न 
३१ त्यानंतर अनाथाचा पुत्र शामगार याची. योजना 
झाली; त्यानें सहाशे पलिष्ट्यांस- बैलाच्या पराणीनें जिवें 
मारिले; त्यानेंहि इल्लाएलाची सुटका केली 
१ झहद मरण प्रावल्य्रावर इस्राएल लोकांनीं 
९१ परमेश्वराच्या दृष्टीनें वाईट तें पुनरपि - केलें. 
२ तेव्हां परमेश्वराने याबीन नामें. कनानी राजा 
हासोरांत राज्य करीत होता त्याच्या हातीं त्यांस दिलें; 
त्याचा सेनापति सीसरा हा बिदेड्यांचें नगर हरोज्ञेथ 
येर्थे राहत असे. ३ त्याजपाशीं नऊशे लोखंडी रथ 
असून त्यानें वीस वर्षे इस्राएल लोकांस फार ग्ांजिलें 
महणून त्यांनीं परमेश्वराचा धावा केला. 
४ त्या समयीं लप्पिदोयाची बायको दबोरा संदेष्टी 


इस्वाएलाचा न्यायनिवाडा ' करीत असे... ५. एफ़ाइमाच्या 


डोंगराळ प्रदेशांतील रामा व. नेथेल: यांच्या. - दरम्यान 
दबोरा नामक . खजुरीच्या झाडाखाली तिची . बैठक 
असे; झ्लाएल लोक तिच्याकडे. न्यायनिवाब्थासाठीं जात 
असत. ६ तिने अबीनवामाचा पुत्र बाराक यास केदेश- 


नफताली.. येथून बोलावून आणविलें व. त्यास सांगितले, 


तूं नफताली व जबुळूनी यांच्यांतळे दहा हजार पुरुष 


ब्ररोबर घेऊन ताबोर पर्वताकडे कूच करून जा. अज्ञी 


आज्ञा इत्नाएलाचा देव परमेश्वर यानें तुळा केली आहे. 
'ना.? ७ देव म्हणतो, याबीनाचा सेनापति .सीसरा 
आपले रथ व आपलें सर्वे लष्कर यांसह कीशोन नदी- 
पर्यत येईसें मी करीन आणि त्यांस तुझ्या हातीं देईन. 
"८. बाराक-तिला म्हणाला, तूं मजबरोबर येश्वील तर 
मी जाईन, नाहीं तर जाणार नाहीं. ९ ती म्हणाली, 
मो तुजबरोबर अवश्य येईन, पण या स्वारींत तुझी 


प्रतिष्ठा व्हावयाची नाही, कारण परमेश्वर सीसरा यास 
एका ल्लीच्या हातीं. देणार आहे. मग दबोरा उठून 
आराकाबरोबर केदेशा येथें गेली. १०. बाराकानें 


.। जबुद्धनी व नफताली यांस  केदेश. येथें बोलाविले; 


मग त्यांच्यामागून. दहा हजार पुरुष चालले आणि 
दबोराहि त्याजबरोबर गेठी; ११ सोशानचा सासरा होबाब 
याचे वंशज जे केनी त्यांच्यापासून केनी हेबेर हया 
वेगळा होऊन केदेशाजवळचें . साननीम येथल्या एका 


एला श्रक्षापाशी आपला - डेरा देऊन राहिला. होता. 


“१९ इकडे सीसरा यास कोणीं. खबर दिली. की. अचीन- 
वासाचा पुत्र बाराक हा. ताबोर पवेत चहून गेला आहे. 
१३ तेव्हां सीसरा याने आपले नऊडों लोखंडी रथ 
आणि आपली सर्व सेना हीं बिदेऱ्यांचें हरोशेथ येथें 
कीशोन नदीवर एकवट केलीं. १४ दंबोरा बाराकास 
म्हणाली, ऊठ, आज परमेश्वराने सीसऱ्यास तुझ्या 
हातीं दिळें आहे; परमेश्वर. तुझ्यापुढे निघाला आहे 
ना£ भग .बाराक व त्याच्या पाठोपाठ दहा हजार 
पुरुष  ताबोर डोंगरावरून उतरले. १५ परमेश्वराने 
सीसरा,- त्याचे. रथ वः सवे. सेना यांचा बाराकासमोर . 
तरवारीने घुव्या - उडबिला,-. तेव्हां सीसरा. रथावरून 
उतरून . पायी पळून:: गेला... १६ इकडे बाराकानें 
विदेऱ्यांच्या हरोशेथापर्यंत रथांचा व सैन्याचा. पाठलाग 
केला; आणि सीसरा. याची सर्वे सेना तरवारीने पडली; 
त्यांतला कोणीहि उरला नाही. . 

१७ सीसरा. स्वतः केनी हेबेर याची खरी याएल 
हिच्या डेऱ्याकडे: पायी ..पकून गेला; कारण हासोरचा 


'राजा याबीन आणि 'केती . हेबेरचें घराणें यांचें सख्य 


होतें. १८ तेव्हां याएल ही सीसऱ्यास सामोरी येऊन 
त्याला म्हणाली, माझ्या अभू, माझ्याकडे. यां,- मिऊं 
नका. तेव्ह तो . तिच्याकडे डेऱ्यांत.. गेला ब तिनें 
त्यांला कांबळीखालीं झाकिलें. १९ तों तिला. म्हणाला, 
मत्त तहान लागली आहे; .थोर्डे पाणी प्यावयास दे. 
तेव्हां तिने दुधाची बुधली उघडून त्याला दूध प्यांवयास 
दिळें व॒त्याजवर पांघरूण घातलें. २० तो तिला 
१ अथवा मेहुणा 





२६३ 


अ॑० ४:२०-५१५ 





म्हणाला, डेर्‍यांच्या दाराशी उंभी राहा आणि कोणी 
येऊन तुला विचारू लांगला की. येथें कोणी पुरुष आहे 
काय? तर नाहीं म्हणून सांग. २१ मग हेबेराची त्री 


याएंल हिने डेऱ्याची मेख आणि हातोडा हीं हातीं घेतलीं, 


आणि पांय न वाजवितां त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्या 
कानदिलांत ती ठोकली: ती पार जाऊन जमिनींत स्तली. 
तो थकून गेल्यामुळें त्याला गाढ “निद्रा लागली होती व 
तो तेथल्या तेथें मत्यु पावला. २२ बारोक . सीसरांचा 
पाठलाग करीत. आला असतां त्यास : याएल सांमोरी 
-येऊन म्हणाली; चळ, ज्या पुरुषाचा तू शोध करीत 
आहेस तो. मी तुला दाखविते. तेव्हां. तो तिज- 
बरोबर मेला, आणि सीसरा मरून प्रइंत आहे आणि 
त्याच्या कानशिलांत मेख आहे असें त्यानें - पाहिलें. 


२३ या प्रकारें त्या दिवशीं कनानाचा राजा याबीन ।. 


यास परमेश्वराने इख्राएल लोकांपुढे पराजित ' केलें. 
२४ इस्राएल लोकांचें प्राबल्य कनानाचा राजा याबीन 
याजवर अधिकाधिक होत गेलें व शेवटीं त्यांनीं 
कनानाचा राजा याबीन याचा नारा केला. :. . 
१. त्या दिवशीं. दबोरा आणि- अबीनवामाचा 
ष्र पुत्र बाराक यांनीं गाइलेळें कवन हें 
* २ इस्मोएठाचे नेत पुढे चालले, - 
लोक स्वसंतोषाने सेन्यांत दाखंल झाले. 
म्हणून परमंश्ररा*। धन्यवाद करा... . 
३ राजेहो, ऐका; अधिपतींनो कान-द्या 
मी स्वतः परमेश्वराला गार्ते. : 
इस्राएलाचा देव परमेश्र याचीं स्तोत्रें गाते 
४ हे परमेश्वरा, त सेईेराहून प्रयाण केळे 
अदोमाच्या प्रदेशांतून कूच केलें 


मेघांनी जलाबेंदु गाळिले. 
९ परमेश्वरासमोर डोंगर थरथरा कांपले 
इस्राएलाचा देव परमेश्वर याच्यासमोर तो सीनाय 
देखील थरारला 
“६ अनाथाचा पुत्र हमगार याच्या काळीं 
___ याएलेच्या काळीं राजमार्ग सुने पडले, 








वाटसरूंनीं आडमार्गाने प्रवास केला. 
:७ मी दबोरा प्रगट होईपर्यंत, - ी 
: मी इस्राएल लोकांत माता म्हणून प्रसिद्ध होईपर्यंत, 
इस्राएलांतलीं खेडींपाडीं ओस पडलीं होतीं. 
८ लोकांनीं नवे नवे देव मानिले; 
तेव्हां वेशींविशींनीं संग्राम झाला 
चाळीस हजार इस्ाएलांमध्यें 
एक तरी ढाल अथवा बरची तीस पडली काय £ 


-. ९ माझें मन इत्वाएलाच्या अधिपतींकडे :लागलें -आहे,. 


. ते खुक्नीने प्रजेक्सेबर सेन्यांत-दाखळ-झाले; : 
तुम्दी परमेश्वराचा धन्यवाद करा..: : .- 
१० -झुभ्न गर्दैभांवर स्वारी-करणाऱ्यांनों; - 
उंची गालिचांवर बसणाऱ्यांनो, . 
वाटेनें चालणाऱ्यांनों, याविषयीं गा. 
११ पाणवत्यांवर 'घनुर्धार्‍यांच्या : कोलाहलाप्रासून दूर 
निवांत स्थलीं व 
परमेश्वराच्या न्यायकृत्यांचें; 
इस्राएलावरल्या सत्तेसंबंधानें त्याच्या न्यायकृत्यांचें 
ते वणन करितील, व 
त्या समर्यी परमेश्वराचे प्रजाजन वेशींपाशीं गेले 


"”: :|'१९ जागी हो, जागी हो, दबोरे 


जागीःहो, जागी: हो, ग्रोयंन कर 
बारॉकां अठ; अबीनवामाच्या पुत्रा, तू पाडाव 
केलेल्यांस कैदेत घेऊन जा. . 


१, ३ त्या समयीं. अवशिष्ट सरदार व लोकं खालीं उतरले: 
| > परमेश्वर *:मांश्याकरितां वीरांविरुद्ध सामना कराव- 


'यस' उतरल. 


व "कड अंमोलेकांत॑ ज्यांची पाळेमुळे पसरली: आहेत ते 
तेव्हां फ्रवी थंरारली;:आकाशाने जलबिंदु गाळिले. । । 


एफ़ाइमामधून आले. 
तुझ्यामागून बन्यांमीन तुझ्या. सैन्यांत सामील 
झाला 
माखीराहून अधिपति आले. 
जबुळूनांतूंन दंडारण करणारे अंमलदार उतरून 
१५ इस्साखाराचे सरदार दबोरेबरोबर होते. 


२६४ 





क होता. तसाच बाराकहि होता; 
-: त्याच्या -पाठोपाठ ते खोऱ्यांत धावले... 
- र॒ऊबेनाच्या-जलप्वाहापाशी : 

४ मोठे. मनसोबे झाले... - 
- १६-सखिद्वारांसाठीं वाजविळेला पावा ऐकत 
दं मेंढवाड्यांत.क्रा नसलास 

अकुबेनाच्या जळप्रवाहापाशीं ,. . 
:““बिच्रासंची फार. छानणी चालली. होती. 
%४-गिलाद यादंनेपलीकडेच. राहिला 

द्रान हा आपल्य़ा जहाजांपा्शींच कां असून. राहिला- 
आह्रोर ससुद्रतीर धरून बसला, . . 
आपल्या. खाड्यांपाशी बसून .राहिल्म. 
जबुलनाचे लोक आणि त्रफताली :. :. 
हे-झापल्या डोंगराळ प्रदेशांत जिवावर उदार झाले. 
%९:राजे येऊन लढले; 

त्या: समयीं कनानाचे: राजे. 

सगिह्दोच्या जलप्रवाहापाशीं तांनख येथें रुढले, 
२:ल्मुंस कांहीं रुप्याची लूट मिळाली नाहीं. 
. ९४ आकाझांतून सेना लढल्या; . न 
._ ४ ताऱ्यांनीं आपल्या कक्षांतून सिसर्‍याशीं लढाई केली. 
२१. कीशोन नदीने, त्या प्राचीन नदीत्ने:त्या कीशोन 
। नदीने त्यांस वाहून नेलें. . 

*. है जीवा; हिंमत धरून चाल कर. 
२२:त्या ससरय़ी घोडे भरधाव उघळले, 
: __ ;:ते मजबूत घोडे टापा मारूं लागले, - 
. त्यांच्या टाप्रांचा आवाज झाल... : 
२३ परमेश्वराचा दूत म्हणतो; मेरोजला शाप द्या, 
त्यांतल्या रहिवाऱ्यांस मोठा शाप द्या; 
< कारण परमेश्वराचे साहाय्य करावयास, 
: वीरांबिश्द परमेश्वराच साहाय्य करावयास ते 
२४ केनी हेबेर यांची ज्ली याएल: . 

-._ :'ही सगळ्या स्रियांमध्यें धन्य ! 

डेर्‍्यांत. राहणाऱ्या सवे ल्ियांमध्यें ती धन्य ! 
२५ त्यानें पाणी मागितळें तों तिनें दू दिलें; 





अ० ५४१५-८५ ३- 





वी 


श्रीमंतांस साजे अशा वाटींत तिनें त्याला दही 
आणून दिंठें 


*| २&तिनें आपळा एक हात मेंखेला, 


आणि उजवा हात कारांगिराच्या हातोड्याला 
घातला: 
'तिने-हातोच्यारने:सिसर्‍्यास मारिले 
त्याचें हीर फोडून टाकिले: .': :. 
त्याचें :क्रानशील- भेळ  झेकून आरपार विधिळें. 
"तिच्या. पायांपार्शी*तो वाकठा, पडला; निश्वळ झाळा>. 
तिच्या पायांपार्शी तो क्कला, पडला; 
८ खिडकींतून तिनें बोहेर पाहून ओरड केली, 
: सिसर्‍याच्या आईनें-जाळींतून हाक मारिली, 
:.>त्याचा रथ यावयास एवढा विलंब कका लागला £ 
: "याच्या र॒थांच्या चाकांह कां खोळंबा झाला? : - .. 
स्वतः तिनेच भपणास उत्तर दिलें 
३%:ह्यांना! छट मिळालीती ते बांदून 'घेत नस- 
तील ना.१. 
एकएका पुरुषास एकाएक दोनदोन कुमारिका. 
रंगीबेरंगी वर्षें, भरंजरी रंगीबेरंगी. वस्रे, 
छटींत मिळालेल्या कुमारिकांच्या माना भूषित 
करण्यासाठी ::: . ल १० 
एंक दोन रंगीबेरंसी वज्ञें सिसऱ्यास मिळाली. :; : 
: -.नसतीलना१. :-. 
३१ हे परमेश्वरा, तुझे सर्वे शत्रु असेच नष्ट होवोत. 
पण त्याजवर प्रेम करणारे प्रतापमय़ :उदयभानू- 
समान होवोत. - 
मग देशास चाळीस वर्षे विसावा मिळाला. : 
१ हृदाएठ लोकांनीं परमेश्वराच्या दृष्टीने जे 
& वाईट तें पुनः केळे, तेव्हां परमेश्वराने त्यांस 
सात वर्षे मिद्यानाच्या हातीं दिलें. २ मिद्यानाचा 
हात. इस्राएलावर प्रबळ. झाला; मिद्यानाच्या भीतीने 
इल्मएळ लोकांनीं डोंगरांडोंगरांतन आपणांस राहावया- 
साठीं विवरे, गुह्य व दुर्ग तयार केले. २ इलाऐळ 


२९५ 


अ० देः३-२५ 





लोकांनीं झेतें पेरिल्यांवंर मिद्यानी, अमोलेंकी' आणि 
पूर्वदेशस्थ लोक त्यांच्यावर . ह्या करीत; ४४ आणि 
गज्जा नगरापर्यंत ते छावणी देऊन “भूमीच्या पिकाचा 
विध्वंस करीत व .इस्लाएल. लोकांसाठी : अंभ; 'डोरॅडेंमेंढरे, 
गाईबेल, गाढवें वगैरे. कांहीएक दिक राई देते- नसत. 
५ ते आपले पशु वंडेरे घेऊन “वहाई करीत. आणि 
. टोळघाडीप्रमाणें येत; . त्यार्चि. : उैठ”अंगणितं .: होते; 
ते देशा उजाड करण्यास येत. असतं. ६" सिव्यानामुळें 
इख्वाएलाची -- निकृष्ट: अवस्था ' झाठी, तेव्हां. इत्लेएल 
लोकांनीं परमेश्वराचा बावा: केला. 

७ मिद्यानामुळें इस्लाएळ लोकांनीं... परमेश्वराचा 
'घावा केला, ८ तेव्हां . परमेश्वराने * इत्वाएलाकडे एक 
संदेष्टा पाठबिला; : तो. त्यांस म्हणाला, - इ्लाएठलाचा देव 


- आणिलें, . दाल्यग्हांतून -- तुम्हांस 
९ मिसऱ्यांच्या आणि जे कोणी - कुहांस मांजीत' होते 
स्या सर्वांच्या हातून - तुझांस सोडविठें  औणि त्यांस 
'तुमच्यापुढन घालवून देऊन त्यांचा देश तुन्हास दिला. 
१० आणि मी तुम्हांस म्हणालो कीं मीच 
परमेश्वर आहें; ज्या अमोरी लोकांच्या देशांत 
राहतां त्यांच्या. देवाचें -मर्य तुम्ही बाळगू. नका; 
तुम्दीं माझी बाणी ऐकली नाहीं १ 

“7” ११ मग परमेश्वराचा दूत अफ्रा येथें येऊन 
योवाश अबियेजरी याच्या एला वृत्षाखालीं बसला; त्या 
प्रसंगीं त्याचा पुत्र गिदोन मिद्यान्यांपासून बचाव व्हावा 

म्हणून द्राक्षाकुंडांत गव्हांची मळणी करीत होता, 

१२९ त्यास परमेश्वराच्या दूतानें दर्शन देऊन म्हटलें, 

हे बलवान्‌ वौरा, परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे. 

१३ गिदोन त्यास म्हणाला, माझ्या प्रभू, परमेश्वर 
आमच्याबरोवर असून आम्हांवर .ही सवे विपत्ति 
येऊन कां पडावी १ परमेश्वराने आम्हांस मिसरांतूत 

-बाहेर आणिलें ना १ त्याच्या अद्भुत कृत्यांविषयीं आमचे 

वाढवडील आम्हांस सांगत आले, तीं कृत्यें आतां कोठें 


द्व 
ठ्म्दी 
प्ण 


गेलीं £ परमेश्वराने आतां आमचा त्याग करून. आम्हांस- 
मिद्यान्यांच्या हातीं दिलें आहे. १४ तेव्हां प्ररमेश्वराने । 


|» 





त्याजकडे अवलोकन करून. म्हटलें, - तै. आपल्या. ह्या 
अंगबलाच्या जोरावर जो. आणि . इ्लाएल 'लोंकांस 
मिद्यानापासून सोडीव; मी. तुल्य पाठवीत आहें ना ? 
,१५ तो त्यास म्हणाठा, प्रभू, ' ईलाएलांस मी कसा. 
सोडविणार £ माझेंः कुळ मंमंर्दोवेशांते  संवीत “कनिष्ठ. 
आहे; तांत मी आपल्या वडिलांच्या घराण्यांत अगदी 
"कनिष्ठ आहें. १६ परमेश्वरे त्यांस तहेणाला' सी तुहेया- 


. राहीन; मिद्यानी ठोकांचॉ' संहार, “असा. एका 
:पुरुषाचा करावा तसा, तूं कंस्शील॑: “१७ तो त्यास 


म्हेणोला, तुझा. मजवर प्रसादे झाला असल्यास तूंच मजशी 
'बोठत आहेस याचें मला कांही चिन्ह ' दाखीव. 
१८ मी आपलें : अर्वण आणून तुजसमोर' सादर करीपर्यंत 
तूं येथून जाऊं नको. ' तो म्हणाला, तूं परत : येईपर्यंत 
मीं येथेच राहीन.. १९ गिदोननि'' आंत जाकेन. एक 


घेऊंन या खंडकोवर ठेवे व 
रसा” ओत; त्यांप्रनाणें त्यानें केळे. २१: मग 
परमेश्वराच्या दूताने आपल्या हातांतल्या. काठीच्या 
ठोकानें त्या मांसास व बेखमीर भाकरींस स्पश केला 
तेव्हां खढकांतून आमि निघाला, आणि त्याने ते 
मांस व नेखमीर भाकरी भस्म केल्या; यानंतर 
परमेश्वराचा दूत त्याच्यापुढ्ठन अंतर्धान पावला. 
२९ हा परमेश्वराचा दूत होता हें गिदोनाच्या लक्षांत 
आलें तेव्हां तो. म्हणाला, हाय, हाय, हे प्रभू देवा ! 
परमेश्वराचा दूत मीं प्रत्यक्ष पाहिला. २३. परमेश्वर 
त्यास म्हणाला, . तुझें क्षेम असो; भिऊं नको, तूं 
मरावयाचा नाहींस. ' २४ मग गिदोनांनें तेर्थे परमेश्वरा- 
प्रीत्यर्थ वेदी बांधिली व. तिचें नांव याव्हे-शालोम 
(परमेश्वर क्षेमदाता आहे ) असें ठेविलें; अबियेजेर- 
करांच्या अफ्रा नामक गांवीं ती वेदी. आजपयत आहे. 
२५ मग त्याच रात्रीं परमेश्वराने गिदोनास म्हटलें, 
आपल्या बापाचा ... गोऱ्हा . म्हणजे दुसरा गोऱ्हा 


२६६ 


. शास्ते 


अ० ६५२५-७४ 





वा 
ह वी 
र वळी 
न 
गा 
१101. 


न] 
र्‍्वक् 


ववे तु 
शर 

की. ह. ही 

ह 4 


डत 0. 
नि » 
:ििी क श्र त्रै 

डं 
४8188 


नि 
3: 


रि 
न| 
र 


३8 
र 
जू 


शर 
शब 
अर 


डर 


गिदोनाच्या ठायी आल्यावर त्यानेः:रणशिंग वाजविले ब 
अंबियेजरी त्याच्या पक्षास जमा झाले; २५ आणि त्यानें 
मनऱ्ह्यांत सवेत्र जासूद पाठविळे, व तेथले लोकहि त्याला 
येऊन मिळाले; त्याप्रमाणेच त्यानं आहेर, जबुळून व॑ 
नफताली.. यांच्याकडे जासूद पाठविले, आणि तेहि त्याला 
येऊन मिळावयास निघाले. ३६ गिदोन  देवास.म्टणाला, 
तूं. आपल्या. वचनाप्रमाणे माझ्या हस्ते इख्राएलाचा 
उद्धार करणार असलास, ३७ तर पाहा, मी या खळ्यांत 
थोडीझी कातरलेली लोकर ठेवितों, . रोत्रीं. तिच्यावर 
तेवढे दर्हिंवर पहूर आसपासची :सर्व जमीन कोरडी 
राहिली तर तुझ्या. वचनाप्रमाणे तूं .इस्माएलाचा माझ्वया 
इस्तें उद्धार करणार हे. मला कळून येहैल. ३८. तसाच 


. प्रकार घहून आला; त्यानें पहाटेस उठून ती लोकर दाबून 


तींतळें दहिंवर पिळून. एक : वाटीभर पाणी काढिले. 


. ३९ मगा निदोन देवाला म्हणाला, तू. मजवर. कोपणार 
। नाहींस तर मी आणखी एक वेळ बोलतों; या लोकरीच्या 


ह्वरें पुन्हा. एक वेळ मी प्रतीति पाहतो; ही डोकर 


. | तेवढी कोरडी. राहून बाकी अवघ्या जमिनीवर दहिंवर 


पडेल असें कर. ४० त्या रात्री. देवाने तसेंच केर्ले; 
म्हणजे ती लोकर मात्र. कोरडी राहिली व बाकीच्या 
सगळ्या जमिनीवर दहिंवर पडलें. 
___. १ .मग यरुब्याल म्हणजे गिदोन आणि त्याच्या- 
५७ बरोबरचे सवे लोक यांनीं. पहाटेस उठून हरोदा 
_ -:ऱ्यानजीक तळ दिला; मिद्यानाची छावणी त्यांच्या 
उत्तरेस मोरे. नामक पहाडाजवळील खोऱ्यांत होती. 

२ परमेश्वर निदोनास म्हणाला, तुजबरोबर जे 
लोक आहेत ते संल्येनें पुष्कळ .आहेत, तेवढ्यांच्यो 


हाती. मी मिद्यान्यांस द्यावें असें. मला वाटत नाही; दिलें 


तर इत्वाएल मजपुढे फुशारकी मिरवून म्हणेल की 
माझ्या भुजबलानें माझा बचाव झाला. ३ तर जालेल 
लोकांच्या कानीं जाईसें. जाहीर कर कॉ जर. कोणी. 
मित्रा अथवा षाबेरट असेल तर त्यानें गिलाद प्रबेता- 
वरून निघून परत जावें. तेव्हां बावीस हजार लोक 
परत गेळे आणि दहा हजार राहिले. र 

४ सग परमेश्वर गिदोनास म्हणाला, अजूनहि 


अ० ७४-२४ - 


झास्ते 





लोक फार आहेत; त्यांस पाण्याजवळ घेऊन 
मी तुझ्यासाठी त्यांस पारखीन. भी. तुला 


, तेथें ! 
| 


४ त्याच्या सोबत्यानें. उत्तर दिळे, योवाशाचा पुत्र 
गिद्दोन या . इत्लाएली . पुरुषाची ही तरवार. होय, दुसरें 


अमक्यानें तुझ्याबरोबर जावे तर त्यानें जावें; आणि | कांडी: नव्हे; . त्याच्या. हाती देवाने मिद्यान. व त्यार्चे 
अमक्यानें तुझ्याबरोबर जाऊं नये तर त्यानें जातां । सर्ब सैन्य दिलें आहे. 


कामा नयेः ५. त्याप्रमाणे त्यानें लोकांस पाण्यापाशीं 


१७ गिदोनार्ने तें. स्वप्न व त्याचा अर्थ ऐकून . दंडवत 


नेळें तेव्हां. परमेश्वर गिदोनास म्हणाला; कुत्रा जिभेने. | घातलें; मंग तो. इल्लाएलाच्या छावणींत परत येऊन 


पाणी चाटून पितो त्याप्रमाणें जो. पिईेल त्यास बाजूला 
तर्सेच गुडघे टेकून जो पिडैल त्यास बाजूला 


% तेव्हां परमेश्वराने गिदोनास सांगितलें, . चाटून पाणी 
पिणाऱ्या या तीनं लोकांच्या हातून मी. तुमचा बचाव 
करीन आणि मिद्यान्यांस तुझ्या हातीं देडेन; वरकड सगळ्या 
लोकांनीं आफआपंल्या ठिकाणीं जावें. 
लोकांनीं अन्नसामग्री व रणशिंग हातीं घेतलीं; 'त्यानें 


वरकड सवे इस्ाएह लोकांस आपआपल्या डेऱ्याकंडे | रणशिंगे फुका आणि :- 


लावून दिलें, त्या तीनशे लोकांस मात्र सांखून ठेविलें; 
मिद्यानाची छावणी त्याच्याखाली खोऱ्यांत होती: -_ 

“ ९ त्याच रात्री परमेश्वराने त्यास .सांगितंळें, ऊठ, 
खालीं उतर, त्या छावणीवर चाल कर, मरी ती तुझ्या 
हाती दिली आहे. १० तुला खालीं उतरण्यास भीति 
वाटत असली तर आपला सेवक पुरा यास बरोबर 
घेऊन छावणीकडे जा; ११ आणि लोक काय म्हणतात 
ते ऐक; म्हणजे तुला त्या छावणीवर चाल “-करण्यास 


८ मग न्या, 
। शिंगे फुंकू तेव्हां तुम्हीहि छावणीच्या चारी दिद्यांस 


म्हणाला; उठा, . परमेश्वराने 
हातीं दिळें आहे... .१$ त्याने त्या. तीनशे : पुरुषांच्या 


: तीन तुकड्या केल्या; त्या सवोच्या' हातीं: त्यानें रणशिंगें 
. | व॑ रिकामे - घडे. दिळे; त्या: घड्यांच्या . आंत. दिवव्या 


ठेंबिल्या. १७ तो त्यांस म्हणाला, : माझ्याकडे पाहा, 
आणि. मीः करितों: तर्से करा; :त्या. छाबधीच्या बाहेरल्या 
अंगाशी. आपण जाऊन पोहंचलों म्हणजे जसें. मी करीन. 
तसे करा. १८ मी व माझ्याबरोबरचे सवे जण रण- 


ब्ृणा, : परमेश्वराचा जय, 

- १९ मधल्या. .प्रहराच्या. आरंभीं . पहारा . नुकताच 
बदलल तेव्हां. गिदोन, आपल्याबरोबरच्या - शंभर 
पुरुषांसह छावणी'च्या . बाहेरल्या . अंगीं .. गेला; . मगः 
त्यांनी रणशिंग फुंकून आपल्या. हातांतठे घडे . फोडून 
टाकिले. २० तेव्हां त्या तिन्ही तुकळ्यांनीं रणशिंगें 
फुंकून-घडे फोडून टाकिले आणि आपल्या डाव्या हातीं 
दिंवग्या. आणि उजव्या हाती फुंकावयासाठीं रणशिंगे 


हिंमत येईल. मग तो आपंला सेवक पुरा यास बरोबर | घेऊन त्यांनीं परमेश्वराची तरवार, गिदोनाची तरवार, 


घेऊन छावणीच्या अगदीं. बाहेरल्या अंगीं . हत्यारबंद 
लोक होते त्यांच्याजवळ गेला. १२ मिद्यानी, अमा- 
लेकी व पूर्वदेशस्थ लोक टोळांप्रमाणें अगणित असून 
त्या खोऱ्यांत पसरले होते; त्यांचे. उंट समुद्रतीरींच्या 
वाळूप्रमाणे अगणित होते. १२ गिदोन तेर्थे गेला 
तेव्हां एक जण आपल्या सोबत्यास आपलें स्वभ सांगत 
होता; तो म्हणाला, ऐक, मीं स्वभ पाहिलें .कीं. सातूची 
एक भाकर लोटत लोटत मिद्यानाच्या छावणीत 
गेली व तिने डेऱ्यास असा धक्का दिला कीं तो पडला; 


असा धघोष केला. २१ तेव्हां ते छावणीच्या सभोवार 
आपआपल्या ठिकाणी. उभे राहिळे व--ती सवे सेना 
पळू लागली; त्यांनी -रणघोष. करून त्यांस पळविले. २२ 
त्यांनीं ती तीनर्शे रणशिंगें फुंकली, आणि परमेश्वराने 
प्रत्येके माणसाची. तरवार त्याच्या सोबत्यावर व सव 
सेनेवर चालविली, तेव्हां सेनेतील. लोक सरेरानर्जक्रच्या 
बेथ-शिद्टापर्यंत - व. 'टब्बाथानजीकच्या आबेल-महोलाच्या' 
सीमेपर्यंत पळून गेले. २३ तेव्हां इस्वाएली पुरुषांनी 
नफताली,. आश्षेर व सर्वे मनद्शे या प्रांतांतून एकवट ' 


तिनें तो उलरून ठाकिला व तो तसाच पडलेला राहिला. | होऊन मिद्यानाचा पाठलाग केला. २४ गिदोनानें एफा- 
२६८ 


अर ७ २४-८५२० 





इमाच्या सवे डोंगराळ प्रदेशांत जासूद पाठवून 
लछोकॉस सांगितळे की मिद्यानावर चाळ करून या 
आणि नेथ-बारापर्यंत यादेंन नदीचे उतार रोखून धरा; 
त्याप्रमाणे एफ़ाइमाच्या सगळ्या लोकांनीं एकवट होऊन 
जेथ-बारापर्यंतचे उतार रोखून धरिले. २५ त्यांनीं 
मिद्यानाचे ओरेब व जेब या नांबांचे दोन राजे पकडिले. 


त्यांनी ओरेंबास ओरेबाच्या खडकावर जिवे मारिले 


झाणि जेबास जेबाच्या द्राक्षाकुंडाजवळ जिवे मारिले 


आणि' मिद्यानाचा पाठलाग केला; . त्यांनी ओरेब व! 


: जेब यांचीं शिरे यार्देनंपार . गिदोनाक्रडे नेली. : 

: $ तेव्हां एफाइमी पुरुंष मिदोनासं. म्हणाले, तूं 
€& आम्हांशी असा कां. .वांगलास--१. तूं मिद्यानाशीं 

लढावयांस ' गेलास तेव्हा आम्हास - का. बोलाविले 
नाही १ यावरून ते'त्यांशी हज्जत घाल छागेले. २ तो 
त्यांस म्हणाला, तुम्ही केलें त्या मानानें :पाहतां मी 
कार्ये केळे £ एफ़्राइमाच्या दक्षांचीां संरवां हा अबि' 
येजेराच्या द्राक्षांच्या सबंध पिकापेक्षा बरा. नाहीं. काय 


३ मिद्यानाचे राजे ओरेब व जेब यांस देवाने. तुमच्या : 
हाती दिलें; तुम्ही केटें त्या मानाने मला कोय करितां! 


आळें'१ तों असें. बोलला तेव्हां त्यांचा त्याजव्रील राग 
शांत झाला. ४ ' गिदोन घे त्योच्याबरोबरचे तीन 
पुरष थकूनभागून गेले होते तरी तें तसेच - पाठलाग 
करीत यादेनतीरी येऊन. पलीकडे “गेळे. ५ तेव्हां तो 
सुक्कोथ येथल्या. लोकांस म्हणाला, माझ्याबरोबरच्या 
लोकांस भाकरी द्या, कोरण॑ ते थकून गेले. आहेत 
आणि मिद्यानाचे राजे जेबह व सलंसुत्ता यांचा भी 
पाठलाग करीत आहें. ६ सुक्कोथाचे अधिपति म्हणाले 
जेबह्द व सलसुज्ञा यांची भणगटें. तुझ्या हाती. आलीं 
आहेत म्हणून का. आही तुझ्या सैन्याला अन्न दयावे? 
७ तेहहा गिदोन म्हणाला, परमेश्वर जेबह व. सलसुन्ना 
यांस : माझ्या हातीं. देडेल तेव्हां जंगलचे कांटे व 
कांटेरी. यांनी तुमची चामडी फाडीन.. « तेथून तो 
पयुएल येथें गेला; तेथल्या लोकांकडेहि त्यानें तीच 
मागणी. केटी, . तेव्हां. सुक्षोथाच्या लोकांप्रमार्गेच 
फ्नुएल्च्या -लोकांनींहि त्यास उत्तर दिलें. « तेव्हां तो 


२६९ 





पनुएलच्या लोकांस . म्हणाला, मी सुखरूप माधारीं 
येईन तेव्हा हा बुरूज पाहून टाकीन, 

१० जेबह व संल्सुत्ता हे ककोर येथें होते आणि 
त्यांजबरोबर सुमारे पंधरा हजार सैन्य होतें; पूर्वे 
देशस्यांच्या सैन्यापैकी तेवढेंचं उरलें होतें, कारण - एक 
लक्ष वीस. इजार 'घारकरी पुरुष पतन पावले होते. 
११ तेव्हां नोबंह घ..यागबहा यांच्या, पूर्वेस . राहुठ्यांत 
राहणाऱ्या लोकांच्या वाटेने वंर जाऊन जी सेना निभेय- 
पणे राहिली होती तिचा गिदोनाने संहार केला. १२ 
जेंक्‍्ह व: सलसुन्ना हे पळाले व त्यानें त्यांचा पाठलाग 
केला; . त्यानें जेबहह व सलमुन्ना हे मिद्यानाचे दोन 
राजे. पकडिळे आणि सवे सैन्याची दाणादाण केली. 
%३: योवाशयाचा पुत्र . गिदोन . हा लढांईहून परत 
हेरेख घाटावरून आला; १४ त्यानें पुक्रोथांतल्या एका 
तेरण पुरुषास धरून विचोरितां त्याने सुक्रोथांतील 
सत्याहत्तर' अधिपति वं “वडील यांची : यादी लिहून 
१५: मग तो -ुक्कोथांतील मनुष्यांकडे जाऊन 
म्हणाला, तुम्हो माशी थट्टे . केली होती ना कीं. जेबह 
व 'सलसुभ्ता यांचीं मणगटें तुझ्या हाती आहेत 'म्हणून 
काय आम्ही तुझ्या. थकल्यामागल्या लोकांस अन्न 
द्यावें तर हे. पाहा जेबह व संलसुन्ञा. १६ मग 
त्यानें त्या नगरच्या वंडील लोकांस पकहून रानांतील 
कांटे व काटेरी घेऊन त्या सुक्रोंथाच्या पुरुषांस चांगली 
संमज दिली. १७ त्याने पनुएलचा बुरूज मोडून 
टॉकिला. व त्या नगरांतील॑ लोकांचा संहार केला. 
१८'मग त्यानें जेबह व सलसुत्ना' यांस विचारिलें, तुम्हीं 
तांबोर येथें ज्या पुरुषांचा वध केला ते. कसे काये 
होते? त्यांनीं उत्तर दिलें, ते तुझ्यासारखेच होते; त्या. 
प्रत्येकाचे रूप राजकुमाराच्यासारखें होतें. १९ तेव्हा. 
तो. म्हणाला, ते माझे भाऊ, माझे सहोदर होते; 
परमेश्वराच्या जीविताची शपथ, तुम्हीं त्यांना जिवंत . 
ठेविलें असतें तर मी तुमचा वघ न कॉरितों.. २९ मगे 
सो. आपला. .ज्येष्ठ पुत्र येथेर यास म्हणाला, ' अठ, . 
यांचा वघ कर; पण त्या तरण पुरुषाने आपली तरेवॉर 
उपसली नांही; कारण तो अद्यापि. तरुण असल्यामुळें 


अ० ८४५०-२४७ 





२१ तेव्हां जेबहद व सलमुन्ना म्हणाले, तूंच 
उठून आम्हावर प्रहार कर, पुरुषालाच पुरुषाचे बळ 
असतें. तेव्हां गिदोनाते उठून जेबह व सलयुज्ना यांचा 


वध केला, आणि त्यांच्या उंटांच्या गळ्यांतल्या 
चंद्रकोरी त्यानें काहून घेतल्या 1. 

२२ तेव्हां इद्नाएली पुरुषांनी गिदोनास म्हटलें, तुम्ही 
व तुमच्या पुत्रपौत्रांनींहि . आम्हांवर प्रभुत्व चाल्वावें; 
कारण तुम्हीं आम्हांस मिद्यानाच्या हातून सोडविले आहे. 
२३ गिदोन त्यांस म्हणाला, मी तुम्हांवर प्रभुत्व 
चालविणार नाहीं; माझा पुत्रहि तुम्दांवर. प्रभुत्व चाल- 
विणार नाहीं; परमेश्वर . तुम्हांवर प्रभुत्व चालवील. 
२४ गिदोन त्यांस म्हणाला, मी तुम्हांपाशीं एक मागणी 
करितों; तुम्हीं प्रत्येकानं आपआपल्या . लटींतलीं कुंडले 
'तेवढीं. मला द्यावी. ते इस्माएली लोक असल्याकारणाने 


त्यांच्या कानांत सोन्याची कुंडले होती. २५ ते| 


म्हणाले, . आम्हीं तीं मोठ्या: खुषीने देतों: तेव्हां त्यांनीं 
वक्ष . पसरून त्यांत. आपआपल्या . लटींतील- कुंडले 
टाकिलीं. २६ त्याने... मागून घेतलेल्य़ा _ सोन्याच्या 
कुंडलांचें वजन एक हजार सातशे शेकेल - भरलें. 
याखेरीज चंद्रकोरी, लोलक, मिद्यानी राजांच्या : अंगावरलीं 
जांभळी वसते व त्यांच्या उंटांच्या गळ्यांतील. जंजिरी 
वेगळ्याच होत्या. 
करून आपलें: नगर. अफ़ा येर्थे ठेविले; सवे इस्राएल 
छोक तेथें जाऊन व्यभिचारी मतीने त्या एफोदाच्या 
नादीं. लागले; तें. एफोद गिदोन व त्याचें घराणें यांस 
पाशासारखें झाळें...२८ या. प्रकारें. मिद्यानी इस्राएल 
ळोकांपुढें. दबून गेले; त्यांनीं पुनः आपलें डोके: वर केलें 
नाहीं. गिदोनाच्या हयातींत म्हणजे चाळीस वर्षे देशास 
विसावा प्राप्त झाला 

२९ योवाशाचा पुत्र यरूब्बाल हा आपल्या घरीं 
जाऊन राहिला. ३० गिदोनाच्या पोटीं सत्तर पुत्र 
झाडे; कारण त्याला बहुत स्त्रिया होत्या. ३१ शखेमांत 
त्याची एक उपपत्नी होती, तिला त्याजपासून. एक पुत्र 
झाला, त्याचें. नांव त्यानें. अबीमलेख असें. ठेविलें. 
३२ योवाळयाचा पुत्र. गिदोन ह्य चांगला म्हातारा 


२७ गिदोनानें त्यांचें एक एफोद | 


होऊन मरण पावला, आणि अनियेजऱ्यांच्या अफ्रा 
नामक गांवांत त्याचा . बाप योवाश याच्या थडग्यांत 
त्याला पुरिलें. 

३३ गिदोन मरण पावतांच इद्लाएह लोक पुन 
फिरले आणि व्यमिचारी मतीने बाल देवांच्या मागें 
लागले; त्यांनीं . बाल-बरीथ यास आपला देव केलें. 
३४ इलाएळ लोकांचा. देव परमेश्वर: यानें त्यांस चो्हों- 
कडच्या सर्वे शत्रुच्या. हातून सोडविले होतें याचें 
त्यांना स्मरण राहिलें नाहीं; २५ आणि यरज्बाल म्हणजे 
गिदोन यार्ने इस्रांएकावर जे. उपकार केले होते ते न 
स्मरून' त्याच्या. घराण्यावर त्यांनी दयामाया केली नाहीं 

--१ यरुन्बालाचा पुत्र अबीमलेखे इखेमास 
श्‌ आपल्या: मंडळीकडे, . आपल्या ..आईच्या. भाऊबंदां- 
कडे. जाऊंन त्यांस व आपल्या आजोळच्या सवे 
माणसांस म्हणाला, २ शखेमच्या सवे मनुष्यांस विचारा 
कीं :यरुब्बालाच्या सत्तर पुत्रांनी तुम्हांवर प्रभुत्व चाल- 
वारके कीं एकाच. पुढुषानें चालवावे £ यांपकीं तुमहांस 
कोणतें. बरें. वाटतें १ मी. तुमच्या . हाडामांसाचा आहें हें 
लक्षांत ठेवा. ३ तेव्हां . त्याच्या आईच्या भाऊबंदांनीं 
त्याच्याविषयी बोलून त्याचे. शब्द शखेमकरांच्या 
कानावर घातले; . अबीमठेख :हा आपला बांधव आहे 
असा .विचार करून . त्यचे. मन त्याजकडे - वळले. 
४ त्यांनी. अबीमळेखास - बाल-बरीथच्या मंदिरांतून 
सत्तर रुपये. दिले; ह्या पेशांनीं त्यानें. हलकट व लच्च्या 
लोकांचा परिवार. जमविला; व..ते त्याच्याबरोबर 
'बालावयास लागले,- ५ मग त्यानें अफ़ा. येथें आपल्या 
बापाच्या घरीं. जाऊन . आपले भाऊ म्हणजे यरुन्बालाचे 
सत्तर पुत्र यांची एकाच खडकावर: कत्तल केली; तरी 
यरु्बालाचा कनिष्ठ पुत्र -योथाम .हा वांचला, कारण 
तो लपून राहिला . होता. 
- ६.. तेव्हां शखेमांतील सवे लोक. आणि बेथॅ-मेळो 
येथीळ सर्वे लोक एकत्र झाळे, व त्यांनीं शखेमच्या 
स्तंभाजवळील . एका वृक्षापाशी अबीमलळेखास राजा 
केळें.. ७ हे. वर्तमान ऐकून योथाम हा गरिजीम 
डोंगराच्या विखरावर उभा राहिला व उच्च स्वरावें 


२०७० 





घल मन शखेमकरहो, माझें. ऐकून घ्या म्हणजे देव 
तुमर्चे ऐकेल. .८ 
'अभिषेक. करून आपणावर राजा. नेमावें. म्हणून 
:निधाळे असतां ते. जैतून-वृक्षाकडे जाऊन म्हणाले, तूं 
'आम्हांवर . राज्य कर. .९ जैतूननदृक्ष त्यांस .. म्हणाला, 
जिच्या योगानें देवाचा : व. माणसाचा सन्मान: होतो ती 
. मझी. स्निग्धता देण्याचें सोडून. इतर - शृक्षांवर हालत- 
दोलत राहूं काय ९ १.० मग वृक्षांनी. अंजीर-पृक्षास 
- म्हटळें, चल, “तू आम्हांबर -राज्य. कर.. ११ अंजीर-बृक्ठ 
त्यांस म्हणाला, मी आपलें ...माघुर्य व उत्तम फळें 
देण्याचें सोडून इत्र वृक्षांवर. हालतडोलत राहूं. काय? 
,१२ मग ते द्राक्षांच्या नेलाकडें जाऊन. .म्हणाळे, चल, 
तू. आम्हांवर राज्य कर. १३ द्राक्षांचा, वेळ त्यांस म्हणाला, 
देव . आणि मानव यांस: संतुष्ट :करपारा माझा.- रस. 
देण्याचें . सोडून: इतर हृक्षांवर <हालतडोळत. राहूं: काय: 
१४ मगं. ते सवे वृक्ष कांटेझुडुंपास. म्हणाळे, चल; तू 
'आम्हांवर, राज्य. कर. १५७६ तें कांटेझुहूप .- बुक्षांस 
'म्हणाळें, . तुम्ही .. खरोखर मला अभिषेक, . करून. 


आपणावर ,राजा नेमणार : असटां- तर : येऊन. माझ्या 


छायेचा - आश्रय घ्या, नाही. तर -कांटेझुडपांतून अभि 
: निघून .तो लबानोताचे. गंघसरू - भस्म. करील 
१६-आतां.. तुम्ही सात्विकतेने;-.. सरळपर्णे अबीमलेखास 
राजा केलें असेल. आणि यरुब्बाळ व त्यार्चे घराणें 
यांशी भळेपंणाने वागून त्याच्या . सवे उपकारांची 
योग्य . फेड केली असेल त्र बरे; १७ माझ्या 
क्मपार्ने तर तुऱ्दांसाठी युद्ध . केळे, आपला प्राण 
संकटांत . घातला : आणि.. तुम्हांस - . मिद्यानाच्या हातून 
सोडविले; १८ -पण : तुम्ही. आज माझ्या आपाच्या 
खडकावर: -क्रतल:- क्रेली, . आणि.. त्याच्या . दासीचा पुत्र 
अबीमळेब्व- झा तुमचा: अंघव .असल्यासुळें त्यास तुम्ही 
शबेमकरांचा. राजा. केळे. आहे; १९ जरः तुम्ही आज 
अश्ल्जारु <व:: त्याचें घराणें-यांशीं सात्विकतेनें-व..सरळ- 
.. फरकेंवर्तन:केळें असेळ. तर अबीमलेखास्तव. आनंद करा 

अ्र:-तोहि:: तुमच्यात्तव .. आनंद करो; : २० नाहींतर 


एके . समयी ब्रक्ष कोणास तरी. 





अबीमलेखांतून. अभि निघून- शखेमकर-: व-: नेथ-मिळ्ी 
यांस. . भस्म करो; आणि इखेमकर वः बेथ-मिल्लो 
यांच्यांतून -अभि निघून अबीमलेखास-- भस्म करो. 
२१ मग:-योथाम पळून जाऊन आपला भाऊ . अबीम- 


.खेल्ल याच्या भीतीनें बैर येथें राहिला. 


:. २२.अबीमलेख इस्माएलाचा. तीन वर्षे . अधिपति 
होता. २३ देवाने अब्रीमलेख व शखेमचे लोक यांच्या 
दरम्यान वैमनस्य उत्पन्न करणारा दुरात्मा- पाठविला 


। आणि शुखेमचे लोक . अबीमलेखार्शी.-; कपटाने वागू 


लागले; २४ यरुब्बालाच्या. सत्तर पुत्रांचा. घात. केल्याचें 
फळ भोगावे. आणि त्यांचा . वघ करणारा त्यांचा बंधु 
अबीमलेख : आणि जे त्यास त्याच्या बंधूंचा बघ 
करण्यास . साहाय्य . झाळे ते . शखेमचे .. लोक . यांचें 
त्या . खुनाबद्दल पारिपत्य व्हावें म्हणून देवाने असें 
केलें.. ,:२५ तेव्हां दाखेमकरांती त्याला पकडावयासाठीं 
डोंगऱाच्या माथ्यावर दबाःभरून क्‍्सावयास लोक ठेविले 


त्मा.,कटेनें. आल्यागेल्याला:ते लटीत. हे क्तमान अंबीम 
-छेक्षमच्या कानीं आलें 


२६ या समयी एबदांचा पुत्र गाल आपल्या भाऊ- 
बंदांसह रशखेमास आख आणि शखेमकरांनी त्याजवर 
भिस्त ठेविली. २७. त्यांनी आपआपल्या . शेतांत 
जाऊन द्राक्षमळ्यांतील दाक्षें खुहून. व तुडवून त्यांचा 
रस. काढला आणि उत्सव ; केला, आणि आपल्या 
देवाच्या :- मंदिरांत जाऊन खाणेपिणे केळें व अबीम- 
लेखास ' शाप दिला. :२८ तेव्हां एबदाचा- पुत्र गाल 
म्हणाला, अबीमळेख कोण आणि शखेम कोण कीं आम्हीं 
त्यांचे अंकित व्हावें £ यरुब्बालाचा पुत्र ना. तो १ जबूल 
हा. त्याचा कारभारी ना? झखेमाचा ' बाप .हमोर 
याच्या कुळांतील लोकांचे अंकित व्हा; ' आम्हीं 
अबीमखेखाचे अंकित कां व्हावे £.२९ ही सवे प्रजा 
माझ्या. सत्तेत. आली तर किंती “बरें! म्हणजे मी 
अबीमरेखांस * घालवून दैदैन, तो अबीमलेखास 
म्हणाला, आपलें सेन्य वोढवून बाहेर पड. ३० एंबद 
पुत्र गाळ याचे हे: शब्द' ऐकूतःनंगराचा अधिपाति जवूल 
याल संताप आला. "३१. त्यानें गुप्तरूपें जांखूद 


"२७१ 


अ०'९५३१--५४ 





अबीमलेखासे कळविरळें कीं एबदाचा पुत्र गाल 
व त्याचे भाऊबंद शखेमास येऊन या नगरच्या 
लोकांस ' तुजविरुद्ध . उठवीत आहेत. 
आपल्याबरोबरच्या  लोकांसहित रात्रीचा उठून 
मैदानांत दबा धरून. बस; २२३ मग पह्मटेंस उठून 
संय उगवतांच या नगरावर - स्वारी कर, “आणि तो 
आपल्या * लोंकांसहं तुजशीं सामना करण्यास येशेल 
तेव्हां तुला साधेल तसें त्यांचे कर । 

३४ अंबीमलेख आपल्याबरोबरच्या सगळ्या लोकां- 
सहवर्तमान रांत्रीचा उठून चार टोळ्या, कलन शखेमा- 
समोर दबा धरून बसला. : ३५ इकडे यबदाचा 'पुत्र 
गराळ बाहेर पटून नगराच्या वेशीत उभा राहिला. 
तेव्हां अबीमलेंखः वं त्याच्याबरोबरचे लोक दबा 
"घरून बसले होतें. ते तेथून उठले. '३६-त्या । लोकांस 
याहून - गाल जंबूलास म्हणाला, पाहा; डोंगरमाध्यावरून 
लोक उतरत आहेंत. जबूल त्यांस म्हणाला; ती 
डोंगराची "सावली दिसत आहे, ती तुला मनुष्यांसारखी 


भासत आहे. ३७ गाल पुनः म्हणाला, लोक मधल्या. | 


प्रदेांतून ' उतरून येतं. आहेक्तः' आणि एक ' टोळी 
एलोन-मोंननीमाच्या वारेनें येत. आहे. २८ तेव्हा 
जबूल त्यास म्हणाला, ज्या तोंडाने तू. म्हणत होतास 
कीं अब्रीमलेख कोण आहे आणि आम्ही त्याचे अंकित 
कां व्हावें, तें तुझें तोंड आतां कोठें गेळें१ ज्यांस तूं 
तुच्छ मानिळें तेच ना हे लोक? तर आंता बाहेर 
पडून त्यांच्याशीं युद्ध कर. ३९ तेव्हां शंखेमंकरांपुढें 
होऊन गाल अबीमलेखाशीं लढला... ४० अबीमलेख 
त्याच्या पाठीस. लागला, लेव्हां ता. त्याच्यापुढून पळून 
गेला; नगराच्या वेश्रीपर्यंत' . पोहंचतां पोहंचतां- बरेच 
-लोक- घायाळ होऊन पडले. .४१ मग अबीमलेख अस्मा 
येथें . जाऊन राहिला; “आणि जबूलानें गाल<व त्याचे 
भाऊबंद. यांस *घालवून दिलं, त्यांस शखेमांत राहूं 
-दिळे. «नाहीं. ४२ दुसर्‍या दिवशी लोक : गांवाबाहेर 
भेदानांत. आल्याची बातमी अबीमलेखास “लागली. 
"४३ आपल्या लोकांच्या. . तीन. - तु्कंब्या करून तो 
__ .मैदाबांत दबा धरून बसला; आणि लोक. नगरांतून. 


२७२९ 





बाहेर निघत आहेत असें. पाहून त्यार्ने उठून त्यांच्यावर 
हा केल आणि त्यांचा संहार केला. : ४४ अंबीस 


२२. तरं तूं | लेख व त्याच्याबंरोबरच्या तुकब्या पुढें धावत. जाऊन 


नगराच्या: वेक्ीपा्शी उभ्या राहिल्या आणि दुसऱया 
दोंन .तुकथ्यांनीं मैदानांत असलेल्या सगळ्या लोकांवर 
हा्रा. क्रलॅन त्यांचा,” संदार* केला: ४५ स्या दिवशीं 
अबौमेलेख' .दिवसमेर .:त्या नंगराशी लढत राहिला. 
तेंः घेऊन तेथल्या लोकांची त्यांने कत्तल . उडविली; 
आणि त्ते नगर जमीनदोस्त करून त्यावर मीठ पेंरिलें: . 
“ ४६ हें ऐकून आखेमांच्या गंढींत राहणारे सगळे 
लोक एल-वरीथच्या मंदिरांच्या मनोऱ्यावर गेले 
४७. शखेमाच्या ग्रढोंतंछे सेवे ठोक "एकवट झाल्याची 
बातमी अंबीमलेखासं-“मिळाली,' ४८ तेव्हां तो आपल्या- 
बरोबरच्या लोकांसह : “सलमोन डोंगरोवर गोला आणि 
"हॉतांत."कुऱ्हाड धेऊन. त्याने झाडाची एक कदी तोडिली 
वे सी .उचलूंन आपल्या खांद्यावर ठेविली; आणि तो 
ऑपेल्याबरोबरच्या “.लोकांस.. . म्हणाला, ' मी. असें 
करिंतांना- तुम्ही पाहिळे तसेंच - तुम्हीहि' त्वरितः करा 
1४४: तेव्हा सर्वे लोक एकेक. फांदी तोडून ' घेऊन 
अंबीमलेखांच्या- मागून, गेले आणि त्या फांद्या त्या 
मनोऱ्याशीं - “रचून त्याला त्यांनी आगं लावून दिलो 
तेंव्हा शखेमांच्या : गढढीतील-  सुमोरे हजार पुरुष व 
स्त्रिया जळून मेल्यो. | 

७० मर्ग /अबीमलेख तेबेसाकडे गेला; आणि 
त्यासमोर तळं. देऊन त्याने ते. हस्तगत 'केलें 
७१ पण त्या ननमरीच्या- झांत : एक मजबूत गढी होती. 
तींत नगरांतळे ' ्रीपुरुंष मिळून सर्वे “लोक पळून गेले 
आणि तिचा दरवाजा बंद “केरून घेऊन तिच्या सज्ञावर 
चेंढले. ५२. तेव्हां> अंबीमळेख त्या गढीपाशी जाऊन लहू 
लागला व तिले आग : लावावयासाठीं* तिच्या अगदी 
दरवाजापाशी गोळी: : ५३ तेव्हा एका स्रीने जात्याची 
चेरची तंळी' 'अबीमलेखांच्या  डौक्याचर . टाकून त्याचा 
कपाळमोक्ष - केला. ५४ तेव्हां त्यांने मोठ्या घाईने 
नची शखंवाहक *सुलासं  बोलोवून म्हटले, आपली 
उपसून -संला. छाटून टाकं; नाहींतर याला 


झास्ते 


वघिळें असें लोक :म्हणतील; त्या: मुलने त्यात्या भोस- |. देवाला सोडिले. . आणि -बालमूर्तीची सेवा केली हें 
कळे .आणि तो मरण पावला. ५५: अबीमलेख मरण | आम्हीं तुझ्याविरुद्ध पाप. केलें आहे. ११ तेव्हां 
पावला हें पाहूस इस्राएली पुरुष आपआपल्या स्थळीं | परमेश्वर इस्राएहळ लोकांस म्हणालः, मीं तुम्हांस 
निघून गेले. ५६ अबीमलेखानें आपल्या सत्तर. भावांची. । मिसरी, अमोरी, अम्मोनी व. पलिष्टी यांच्या हातून 
कत्तल- करून आपल्या बापाशीं . जें. दुष्ट वर्तेन केलें | सोडविळें नाहीं काय ? १२ तसेंच. सिदोनी, अमालेकी 
त्याबद्दद देवाने त्याचें - ह्या. प्रकारें .. पारिपत्य केलें; | व. मावोनी यांनीं. तुम्हांला गांजिळें तेव्हां तुःहीं. माझा 


अ० ९५५४-११३४ 





५७ त्याप्रमाणेंच शखेमकरांच्या सवे. दुष्टाईेचा बदला 
देवानें त्यांच्या माथी 'लादिला; आणि 'यरुब्बालाचा पुत्र 
- योथाम यानें त्यांस दिळेला शाप पुरा झाला: 
१ अबीमलळेखानंतर इख्राएलाचा उद्धार कर- 
१९७ प्यास इस्साखार वंशांतील तोला बिन पुवा निन 
- दोदो द्वा पुढें झाला; तो एफ़ाइ्माच्या डोंगराळ 
देशांत. झामीर येथें राहतं असे. २ त्यांने तेवीस. वर्षे 
इस्राएलाचा. . न्यायइनसाफ - केल्यावर- तो. मृत्यु पावला 
त्याला, ज्यासीर येथें मूठमाती दिली. 
३ त्याच्यामागून गिलादी याईर हा पुढें आला; त्यानं 
बावीस! वर्षे इख्राएलाचा न्यायइनसाफ' केला. :४ :त्यास 
तीस पुन्न होते, ते तीस ज्वान गाढवांवर स्वारी. करीत; 


त्यांचीं तीस नगरें होतीं, -तीं गिलाद देह्यांत असून 


त्यांस आजवर ' हव्वोथ-याईर म्हणतात. ५ याईर . मरण 
पावला व त्यास कामोन येथें मूठमाती दिली. 

६ मग इस्राएल लोकांनीं पुन: परमेश्वराच्या दृष्टीनें 
जॅ-वाईेट तें केळे; बालीस.:व अष्टारोथ यांची: आणि 
अराम; सीदीन, मवाब, .अम्मोनी कर पलिष्टी यांच्या देवांची 
ते. उपासना करूं लागले; .. त्यांनीं. परमेश्वराला - सोडिले, 
त्याची-उपासना ते करीनात; ७ म्हणून : परमेश्वराचा “कोप 
इस्राएलावर भडकला आणि त्यानें... त्यांस: पल्न्छ्ियांच्या 
च. * अम्मोन्यांच्या हातीं दिलें. ८. त्या. : वर्षोप्रासून 
त्यांनीं इस्राएकह लोकांवर ः<-जाचजुलूम. केला; यार्देनेच्या 
पूर्वेस. अमोऱ्यांच्या देशातीऊ . गिलाद ग्रेथें : राहख्सच्या 
संवै 'इत्मएल “लोकांवर त्यांनीं. अठरा वर्षे - जुलूम: केला 
९ अम्मोनी : लोक: थादेन ' ओलांडून यहूदा, बन्यामीन व 
__ एंझाडमाचें घराणें : यांच्याशी लढण्यास येत असत; यांमुळे 

इक्लॉएछ: फार :संकडांत येत. १० मग इस्राएल :-लोकांनीं 
झुरमेश्वरक्ष < धाका: करून: म्हटळे, आम्ही आमच्या 
5 कुद. 





धावा केला, आणि मीं तुम्हांस त्यांच्या हातून सोडविले. 
१३ तरी तुम्ही. मला. सोडिले आणि अन्य देवांची 
उपासना केली . म्हणून मी इतःपर तुमचा बचाव 
करणार नाहीं. १४ जे देव तुम्हीं स्वीकारिळे आहेत 
त्यांचा धावा करा; जा, तुमच्या विपत्कालीं त्यांनीं 


तुम्हांस सोडवावे. १५ तेव्हां इथ्राएछ लोक परमेश्वरास 
. म्हणाळे, आम्हीं पाप केलें आहे; तुला बरें. दिसेळ . 


तसें. आमचें कर, मात्र आज आमचा बचाव. कर, 
एवढीच . आमची विनवणी आहे. १६. मग ते 
आपल्यापासून . अन्य, देव दूर करून परमेश्वराची सेवा 
करूं. लागले; इस्वाएह लोकांची विर्षात्ते पाहून देवाच्या 
मनास खेद झाला ही 
१७ मग अम्मोनी : लोकांनी एकवट होऊन. गिलाद. 
येथें. तळ दिला. इकडे इस्लाएळ लोकांनीं जमा. होऊन 
मित्पा अरेथें तळ दिला. १८ गिलाद . येथील .. सरदार 
एकमेकांस म्हणाले, अम्मोनी लोकांशीं. सामना . आरंभ- 
ण्यास्‌.कोणता पुरुष तयार आहे? तोच गिलाद येथील 
सर्वे. रहिकऱ्यांचा.अधिपति होईल. : 
:.की*इफ्ताह..गिलादी -हा , एक मोठा .प्राक्रमी 


१ १:कीर होता;.. तो. .वेश्‍बापुत्र असून गिलादाच्या.. 


पोटचा होता. .२ गिलादाच्या ल्रीलाहि आणखी 
पुत्र झाले; : हे : तिचे पुत्र मोठे. झाले तेव्हां त्यांनी 


इफ्ताहास::हाकून : दिलें. त्यांनीं-त्यास..म्हटलें,: तूं परक्नीचा.. :. 


वतन; मिळावयाचें नाहीं. ३ तेव्हां. इफ्ताह. आपल्य़ा. 
बांधवांपासून . पळून जाऊन टोब देशांत राहिला;..वेथे 


, व्याहा . हळकद -ठोक जाऊन मिळाळे आणि .ते .त्याच्या. 
. बरोबर <वालावयाला -ठागले. 


.कांहीं दिवसांनीं अम्मोनी लोकांनीं . इक्नालाशीं.. 


दडे 


अ० ११५४-२६ 





युद्ध केळे. ५ अम्मोनी लोक इल्लाएलाशीं लहू. लागळे 
तेव्हां गिलाद येथील वडील जन इफ्ताहाला आणा- 
वयास टोब देशीं गेले. ६ ते इफ्ताहास म्हणाले, चला, 
आमचे नायक व्हा म्हणजे आम्ही अम्मोनी लोकांशीं 
युद्ध करू. ७ इफ्ताह गिलादाच्या वडील जनांसं 
म्हणाला, तुम्ही माझा द्वेष करून मला आपल्या 
पितृग्रद्दांतन हाकून दिलें होते ना? आणि आतां तुम्ही 
संकटांत आहां म्हणून मजकडे आलां काय£ ८ गिलादाचे 
वडील जन इफ्ताहास म्हणाले म्हणूनच आंम्ही आतां 


तुमच्याकडे वळलों आहों; तुम्ही आम्हांबरोबर चला, आणि. 


अभ्मोनी लोकांशीं युद्ध करा, म्हणजे तुम्ही आम्हां सवे 
गिलादकरांचे अधिपति व्हाल. ९ गिलादाच्या त्या 
वडील जनांस. इफ्ताह म्हणाला, अम्मोनी लोकांशीं युद्ध 
करावयास तुम्हीं मला स्वदेशी नेलें आणि परमेश्वराने 
त्यांस माझ्या हातीं दिलें तर मी तुमचा अधिपति 
खरोखरच होईन काय ९ १० गिलादाचे वडील जन 
इफ्ताहास म्हणाले, परमेश्वर तुमच्याआमच्यामध्यें साक्षी 
आहे; तुम्ही म्हणतां तसें आम्ही अवश्य करू, ११ मग 
इफ्ताह गिलादाच्या वडील जंनांबरोबर गेला; लोकांनीं 
त्यास आंपला प्रमुख, आपला नायंक नेमिले, तेव्हां 
इफ्ताहाने आपलं सगळें म्हणणें मिस्पा येथें परमे 
श्वरासमक्ष बोलून दाखविलें. 

१९. मग इपफ्ताहाने अम्मोन्यांच्या राजाकडे 
जासूद पाठवून कळविलें कीं तुझेंमाझे कार्यं झालं 
आहे कीं तूं माझ्या देशांत मंजशीं लढांचयास आला 
आहेस १. १३ अम्मोन्यांच्या राजानें: इफ्ताहाच्या 
जासुदांस हटले, इस्राऐंले ठोक मिसर देद्याहून आले 
तेव्हां और्णान नदीपासून यान्योक व॑ यादेन ह्या नद्यां-्‌ 
पर्यंत जो माझा देश होता. ते त्यांनीं हिरावून घेतला. 
तर आतां. तो मुकां्याने परते द्या. १४ ' इफ्ताहानें 
अम्मोन्यांच्या राजाकडे पुनः जासुदांच्या . हाती निरोप 
- पॉठंबिला, तो असाः १५ इफ्ताह म्हणतो,' इंखाएलाने 
मवांबाचा देश घेतला नाहीं किंवा अम्मोनी लोकांचाहि 
घेतला नाहीं, १६ तर ते .मिसर देशाहून निधाळे आणि 
रानांतून कूच करून तांबच्या समुद्रावरून कादेंश येर्थे 





आले; १७ तेव्हां त्यांनीं जासुदांच्या हाती अदोमच्या 
राजास सांगून पाठविलें कीं आम्हांस तुझ्या देशांतून 


- जाऊं दे, पणं तो ऐकेना. तसेंच त्यांनीं मवाबाच्या राजास 


सांगून . पाठविले, पण तोहि - ऐकेना; म्हणून इद्लाएळ 
कादेंश येथें वस्ती. कून राहिले. १८ तेव्हां त्यांनी 
रानांतून फिरत फिरंत अदोम. व. मवाब यांच्या देशास 
वळसा घाळून . मवाबाच्या पूर्वेकडून येऊन आर्णॉन 
नंदीपलीकडें आपले डेरे दिले; ते मवाबाच्या हद्दीच्या 
आंत गेळे नाहींत; कारण मवाबांची सरहद्द आर्णोन 
नदी होती. १५९ मग हेशबोन 'एर्थे राहणारा अमोर्‍यांचा 
राजा *सीहोन याजंकडे इसाएलांनीं जासुदांच्या हातीं 
सांगूने ' पाठविळें कीं आम्हांला तुझ्या देशांतून 


स्वस्थानी जाऊ दे; २० प्रण सीहोनास 'इखाएलाचा 


भरंवसा न येऊन त्यानें त्यास आपल्या देशांतून जाऊं. 
दिळें नाही; उलट त्यानें आपे सव लोक. जमवून 
याहेस ' येथें तळ देऊन इल्लाएलाशीं . युद्ध ' . केलें. 
२१ तेव्हां इखाएलांचा देव परमेश्वर .यानें सीहोन ष 
त्याचे सवे लोक इलाएलाच्या हातीं दिले. व. त्यांनी 
त्यांचा संहार केला; या प्रकारें त्या देशचे .रहिवासी . 
अमोरी यांच्या सवे मुल्खाचा तोबा .. इद्लाएलाकडे 

आला. २२ अर्थात्‌ आणोन नदीपासून यब्बोक नदी- 
पर्यंत आणि रानापासून यादेंन नदीपर्यंत अमोर्‍्यांचा 
संवे ' देश त्यांच्या ताब्यांत आला.. २३२ इस्ाएलाचा 
देवः परयेश्वर याने आपली प्रजा इल्लाएल हिल्यापुहून . 
अमौऱ्यांस घालवून दिळे आहे; तर आतां. तुझा याः . 
मतांवर .काय ताबां'-पोंचतो£ २४ तुझा ठेव. कमोश 


॥ यानें; तुला जे वंतन' दिळें . आहे. त्यावरच तू ताबा 


चालवू :नये काय? आमचा. देव परमेश्वर यानें 


: आम्हांपुहून ज्या कोणांस घालवून - दिळें त्यांच्या सवे 


प्रांतावर आमचा तांबा असावा. २५ मवाबाचा राजा 
सिप्पौरपुत्र बालाक याच्याहूंन तू श्रेष्ठ आहेस . काय £ 


-तो ' इंख्राएल ' -लोकांशीं कधीं भांडलांतंडला काय £ 


२६:' आज तीनशे वर्षे इत्वाएल लोक: हेशबोन व त्याचीं. 


. खेंडींपाडी, अरोषर व त्याचीं खेडींपाडी. आणि. आणोन- 


तौरॉचीं सवे नेगरें यांत वस्ती. करून. आहेते,. तर 


र्ज्डं 


अ० शे १:२६-१२५६ 





मनन मन काळ तुम्हीं ती काँ परतघेवली नाहींत १:२७ मीं | महिम्यांचा गळा अवकाश द्या म्हणजे मी आपल्या . 
कांहीं तुझा . अपराध केला नाहीं; तर मजशी लढाव- | सस्यांसहचर्तमाने: डोंगरावर फिरून माझ्या. कौमार्याबद्दल 
यास तूं आलास हा तूं माझा अन्यांय केला आहे; तर | शोक करीन. ३८ तो म्हणाला, बरें आहे. त्याने तिला 
परमेश्वर न्यायाधीश आहे, तो इल्लाएल लोक' व अम्मोनी । दोन महिने जाऊं दिळें; मग ती आपल्या सख्यांसह- 
लोक यांचा आज न्याय करो. २८ इफ्ताहानें पाठविळेला | वर्तमान डोंगरावर फिरून आपल्या . कौमार्याबद्दल शोक 
हा निरोप अम्मोन्यांच्या राजानें जुमानिला नाही.  । करीत राहिली. ३९ दोन महिने झाल्यावर ती आपल्या 
२९ मग परमेश्वराचा आत्मा इफ्ताहाच्या ठायीं.| बापाकडे परत आली; तेव्हां. त्याने जो नवस केला 
संचेरला; तो गिलाद व मनश्झे या प्रदेशांतून कूच । होता त्याप्रमाणें तिचें केलें; तिने पुरुष पाहिला नव्हता. 
करून गिलादी मिस्पां येथें आला आणि तेथून. अम्मोनी | यावरून इस्राएल लोकांत अशी “चाल पंडली कीं. 
लोक. होते तेर्थे गेला. ३० इफ्ताहानें परमेश्वरास असा | ४० इत्नाएली कन्यांनीं गिलादी इफ्ताहं यांच्या कन्येचे 


नवस केला कीं तूं खात्रीनें अम्मोनी लोकांस माझ्या । 
हती. देशील तर ३१ मी अम्मोनी ' लोकांकडून 
घराच्या 


सुंखरूपपणें परत येईन तेव्हां माझ्या 
दारांतून जें कांहीं माझ्यासमोर येईल ते. परमे 
श्वराचें. मानून मी त्याचें हवन करीन. ३२ मेंग 
अम्मोनी लोकांशीं युद्ध करावयास इफ्ताह त्यांजवर 
रोला “आणि परमेश्वराने . त्यांस त्याच्या हातीं दिलें. 


३३ अरोएरापासून मिन्नीथास जाईपयतं वीस नगरे. 
लांगतांत  तेथपर्येत आणि आबेल-करामीमापर्यंत. त्याने 


त्यांची मोठी . कत्तल उडविली. ह्याप्रमाणें इल्लाएल 
लोकांपुढे. अम्मोनी लोक जेरं झाले. 

' ३४ इफ्ताह. मिस्पा येथें आपल्या घरीं आला तेव्हां 
त्य़ाची कन्या डफ वाजविणारे व नाचणारे यांस घेऊन 
त्याला सामोरी आली; ती. त्याची एकुलती एक कन्या 
होती; . तिच्याखेरीज. त्यास पुत्र अथवा कन्या नव्हती. 

३५ तिला पाहतांच आपलीं वक्लें फाडून तो म्हणाला, हाय; 
हाय, माझ्या कन्ये, तूं मला दुःखाने व्याकुळ केलें आहे; 
तूंहि मला छळ देणाऱ्यांपैकी एक आहेस; परमेश्वराकडे 


माझ्या . तोंडचा शब्द गेला, मला आतां माघार घेतां. 


येत नाहीं. २६ ती त्योस म्हणाली, बाबा, 'परमेश्व 
राकडे सुमच्या तोंडचा शब्द गेला आहे; तुमच्या 
तोंडांवूने जो. शब्द. निघाला आहे त्याप्रमाणें माझें करा; 
कारण. धरमेश्वरानें तुमचे शत्रु जे अम्मोनी लोक त्यांचा 
सूड तुमच्याप्रीत्य य घेतला आहे. ३७ आणखी ती 
आपल्या. बापास म्हणाली, मात्र एवढेंच करा कीं दोन 





माहात्म्य गाण्यासाठी प्रतिवर्षी चार दिवस जात जावे. : 

"- १ स्रंग एफ्राइमी लोक जमा होऊन उत्तरेकडे 
१ 4 जॉऊम  इफ्तांहास म्हणाले, तूं. अम्मोन्यांशीं 

* लढावयास रोलासं तेव्हां तुझ्याबरोबर आम्हांस 
कां बोलाविले नाहीं १ आम्ही तुला तुझ्या घरासकट 
जाळूंनं 'टाकणार. २ इफ्ताह त्यांस म्हणाला; माझे व 
'मांझ्या “लोकांचे अम्मोनी लोकांशीं चखेडे . होत असत 
त्या समयीं तुमची कुमक मागितली असतां तुम्हीं त्यांच्या 
हातून मला सोडविले नाहीं.. ३ तुम्ही सोडवीत नाहीं 
हॅ मीं पाहिले तेव्हां मी हातावर शीरं घेऊन अम्मोनीः 
लोकांवर चाळून गेलों आणि परमेश्वराने त्यांस माझ्या 
हातीं दिलें; तर आतां. तुम्ही मजशीं. लढण्यास कां 
चालून आलां? ४ नंतर इफ्ताह यानें गिलादाचे सवे 
लोक जमा करून एफाइमाशीं युद्ध केलें. गिलादांच्या 
लोकांनीं एफ़ाइमाचा मोड केला; कारण ते म्हणाले होते, 
अहो गिलाद्यांनो, तुम्ही जे एफ़ाइम त्र मनरशे यांच्या- 
मध्यें. राहत आंहा ते तुम्ही पळपुटे एफाइमी आहां. 


"५: गिलाद्यांनीं एफ़ाइम्यांच्या पूर्वीच यादेनेचे उतार 


रोखून धरिले; जेव्हां कोणी एफ़राइमी पळपुठ्या त्यांस 
म्हणे, मला पार जाऊं द्या, तेव्हां गिलादी लोक त्यास 
म्हणत, तूं एफाइमी आहेस काय ? त्याचें नाहीं असें 
उत्तर दिळें तर ६ ते त्याला म्हणत, शिव्योलेथ हा 
शब्द म्हण; तेव्हां तो सिब्बोलेथ म्हणे; त्याला त्या 
शब्दांचा झुद्ध उच्चार करतां. येत नसे; मग ते त्याला 
घरून यादेंत्रेच्या उतारापाशी मारून टाकीत; त्याः 


२्ज्प 


अर १२५६-र३ेः१६ झास्तेः 


_ एफ्ाइमांतळे बेचाळीस हजार लोक पडढे. .: :: .. 
७ इफ्ताहानेः सहा वर्षे इत्याएल. ठोकांचा- न्यायइन- : 
साफ केला. इफ्ताह* गिलादी' .मरण पावला. ब: त्यास 
गिलादाच्या एका नगरांत मूठमाती दिली. - 

८ त्याल्यानेतर इव्सान बेथलहेमकर यानें इस्राएलचा - 
न्यायइनसाफ केला. ९ त्याला तीस पुत्र होते; आणि त्यानें 
आपल्या तीस कन्या 'परस्थळीं देऊन .टाकिल्या; आणि. 
आपल्या. पुत्रांसाठी - त्यानें परस्थळांतून तीस मुली. 
आणिल्या.- त्यानं इस्राएलाचा सात वर्षे न्यायइनसाफ केला 
१०. इव्सांन :मरण पावला . वः त्यास. बेथलहेम येथें 
मूठमाती. दिली 

११ त्यानंतर . जबुळूनी एलोन यानें, इख्राएलाचा 
न्यायइनसाफ केला; तो दहा वर्षे इस्राएळाचचा शास्तत होता; 
१९ जवुळूती -एलोन. मृत्यु पावला, . त्यास. जबुरूनांतील 
अग्रालॉन येथं मूठमाती दिली. | 

१३. त्याच्यानंतर हिंद्रेलाचा. पुत्र -अब्दोन::पिराथोती; 

- इख्राएलाचा, झास्ता झाला. १४ त्यास चाळीस पुक्तूर्च, 
.तीसः;.नातूः: होतै; त सत्तर ज्वान' गांढेवांवर." स्वारी : 
करीप्त: त्यानं : इख्राएलाचा आठ वर्षे . न्यायंडनसाफ' केला::. 
१७: मग, हिंढलाचा:..पुत्र. अव्दोन पिराथोनी . हा म्य: 
वाब्रला, त्यास . एफ़ाईम प्रांतांतील . :अमालेकयांच्या 
डोंगराळ प्रदेशांत पिराथोन येथें मूठमाती दिली., 

, “१ इस्राएल लोकांनीं. पुनः परमेश्वराच्या - 
६ ३४ ढटॉनं जें वाईट तें केळे, तेव्हां परमेश्वराने 













एल्हस 'पलिष्ट्यांच्या हातून -सोडवाक्यास तोच आरंभ 
करील... ६. त्या« स्त्रीने. येऊनं आपल्या नवर्‍्यास 
सांगितळें, एकर: देवाचा; मनुष्य. मजकडे -झाला, त्याचें 
स्वरूप .: देवाच्या दूताभमाणें अति :भयानक. होतें; पण तो 
कोठून आलां होता हें -मीं त्यांस -विचारिलें नाहीं व 
'त्यानेहि मळा आपले नांव : सांगितले. नाही. ७ तो 
मला म्हणाला, - पाहा, तू॑ गर्भवती. होऊन. तुला (पुत्र 
होईल; यापुढें - तूं द्राक्षारस किंवा. मद्य पिकं . नको, 
आणि... असद“ असें. कांहीं खाऊं. नको; कारण: तो सुल्गा 
गर्भावस्थेपासून. मरेपर्यंत - .. देवाचा. .:नाक्ीर : राहील. 
८ तेव्हां मानोहाने फरमेश्वराची: विनवणी ..करूनं. म्हटलें 
हे.:-प्रभू,- मी तुला. प्रार्थितो. कीं तूं जो: देवाचा. 
मनुष्य :पराठबरिला "होता त्यानें पुनः आम्हांकडे येऊन जो. 
बालक जन्मणार::त्याचें .आम्ही..क्राय करावें ते आम्हांस 
शिकवावे . असें. “कर. . $- देवानं मानोहाचे : म्हणणें 
ऐकले; .ती स्री शेतांत-बसली. असतां देवाचा .दूत . तिज- 
कडे पुनः आला; .पण.. तिचा नवरा. सानोह्य .तिजबरोबर 
नव्हता; . १० म्हणून 'त्या ख्रीने त्वरेने, पळतः: जाऊन, 
आप्रल्या .नेवर्‍यास सांगितलं की. त्या दिवशीं -जी .मनुष्य 
आला .होतां त्य़ाने. पुनः मला दर्शन . दिकें. आहे.. 
११ मानोहा उठून आपल्या ख्रीच्या-मागें गेला,-क्षाणि-त्या 
पुरुषाजवळ जाऊन त्यास त्यानें बिचारिलें, या त्रीशीं आप- 
णच बोललां होतां क्राय ९ तो म्हणाला; होय. १२: मानोहा 
म्हणाला, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे घडो;/"षण तो. कोणत्या 
न्यांस चाळीस वर्षे पलिष्ट्यांच्या हातीं दिलें. .  :| प्रकारचा मुलगा व्हावयाचा व त्याचें कार्ये कॉम अस-. 
त्य़ा वेळीं सरा गांवीं दान कुळांतला एक .पुरुष होता, | णार १ :१३--परमेश्वराचा दूत -मानोहास : म्हणाला, जें 
त्याचें नांव मानोहा; त्याची ल्ली वंध्या होती; तिळा मूळ-.| कांहीं. मीं आ स्त्रीस. सांगितळें-आहे त्या -सगळ्यांस तिनें 
बाळ झालें नाहीं. ३ परमेश्वराच्या दूतानें त्या लीस दशन. | जपाचे. -१४: द्राक्षतेलाचा कसलाहि उपज तितने खाऊं नये. 
देऊन . सांगितळें, पाहा, तूं वंघ्या असून तुला कांहीं | तिने. द्राक्षारस किंवा .मद्य पिकं नये चं - कोणताहि 
मूलबाळ नाहीं, पण आतां. तूं गर्भवती होऊन तुला | अज्लद्वः पदार्थ खाऊं..त्रये; मी जी आह्ञा. तिला दिली 
पुत्र होईल. ४ तरः तूं. सावध राहा आणि द्राक्षारस । आहे...ती सगळी तिनें पाळावी: १५ मानोहा परमे-. 
किंबा मद्य पिऊे नको आणि. अशुद्ध अलें कांहीं. खाळं । श्वराच्या: दूतास म्हणाला, 'आमची अशी विनंति. आहे कीं 
नको; ५ पाहा, तूं गभेवृती होऊन तुला पुत्र:- होईल; | आपण. अमंळ- थांबात्रें म्हणजे. आपणासाठी. आम्ही एक 
त्याच्या डोक्यावर वत्तरा फिरवू नये; कारण: गर्भावस्थे- | करडू सिद्ध करितों. १६ परमेश्वराचा दूत मानोहासउणाला, 
_ पासूनच तो. मुलगा. ढवाचा नाजीर होईल आणि इच्ना- | ते. सला थांबविले तरी मी तुझ्या हातरचे.अभ खाणार. नाहीं; 
२११६. 


अ० १३५१६-१४:१४ . 





. होमत्रकि-:-केला:.. तरी: तो. परमेश्वतचा केठा पाहिजे 
तो 5:वरमेश्वराचा < वृत: होतो. :ई -:भानोहास- ठाऊक 


नव्ह्ते. : १७ मानोहा परमेश्वराच्या दूतास... म्हणाला, 
आपलें. नांव. काय. ई आपल्या बोलग्याप्रमाणें घहून आलें 
म्हगजे आम्ही आपलें शौरव करूं. १८ परमेश्वराचा दूत 
त्याला म्हणाला, तं. माझें नांव कां पुसतोस £ ते अद्भुत 
आहे; १९ तेव्हां मानोहानें एक. करडू अन्नबलि- 
सहित. खडकावर. परमेश्वरास आपिलें; तेव्हां दूतानें 
अद्भुत कृति केली ती मानोहा व त्याची बायको यांनीं 
पाहिली. २० त्या वेदीवरून आकाद्याकढे ज्वाला 
उठत असतां परमेश्वराच्या दूतानें त्या वेदीवरल्या 
ज्वालेंतून आरोहण केलें; तें पाहून मानोहा व.त्याची 
बायंको . यांनीं दंडवत घातटें. २१ परमेश्वराच्या दूतानें 
पुनः मानोहास व त्याच्या ल्लीस दर्शन दिलें नाहीं; 
मग. मानोहा. समजला कीं हा .परमेश्वराचा दूत आहे. 
२२--.मानोहा आपल्य़ा श्रीस. म्हणाला, . आपण खास 
मरणार, कारण. आप्रण देवासं  'फहिलें; - २३ . पण 
त्याची खली त्यालाम्हणाली, आपल्याला मारून. टाकण्याची 
परमेश्वराची - इच्छा असती तर त्यानें आपल्या हातून 
होमबलि व अम्नबालि स्वीकारिळे. नसते, आपणांला हें 
सगळें दाखविळें नसतें; आणि या “समयीं त्यानें ज्या 
गोष्टी सांगितल्या: तशा- सांगितल्या नसत्या. २४ पुढें 


त्या स्रीस पुत्न झाला; तिनें त्याचें नांव रामशोन' ठेविले; 


तो .झुलगा लहानासना मोठा झाला व परमेश्वराचा 
प्रसाद त्याजवर होता. २५ सरा व अष्टावोल यांच्या 
दरम्यान महने-दान येथें ( दानांच्या छावणींत ) परमे- 
श्वराच्या आत्म्याची त्याच्या ठायीं स्फूर्ति होऊं लागली. - 
१ शामशोन तिम्ना येथें गेला; तेथें त्याने 
७४ एक पिटी खरी पाहिली. २ तेव्हां त्याने 
:__ जाऊंत. आपल्या मातापितरांस सांगितलें कीं 
विम्ना येथें मी. एक पलिष्टी क्ली पाहिली आहे; ती 
मलाः-चायको करून द्या. > तेव्हां त्याचीं मातापितरें 
त्यास - ममदणालीं, : तुह्या. भाऊबंदांत, . आमच्य़ा सवे 
लोकांत - कोणी. स्री ' नाहीं कीं. काय म्हणून तूं. त्या 
... बेडवत. पेलि्यांतली बायको करू पाहत आहेस १ 


शमकोन आपल्या. . यित्यास. म्हणाला, . तीच मला 
मिळवून द्या, तीच माझ्या मनास आली आहे. 
४ : पलिष्ट्यांशीं विरोध करण्याचें निमित्त मिळावे 
ग्हणून ही गोष्ट परमेश्वराकहनच घडली आहे हें 
त्याच्या :::मातापितरांस' कळलें . नाहीं.. त्या. काळीं 
पलिट्यांची सत्ता इछाएलावर होती. 

- ५ शमशोनः आपल्या आहेबापांसह तिम्ना येथें गेला; 
तो तेथील द्राक्षांच्या मळ्यांपा्शीं येऊन पोहंचला तों 
त्याजसमोर एक तरुण सिंह येऊन गर्जू लागला. ६ तेव्ह्यं 
परमेश्वराच्या आत्म्याची त्याच्या ठायीं प्रबळ स्फूर्ति झाली, 
आणि त्यानें हातांत कांहीं नसतां. करडू फाडावें तसें 
त्या सिंहास फाहून टाकिले; तथापि आपण काय केलें 


ते त्यानें आपल्या आईेबापांस सांगितलें ' नाहीं. ७ मग: 


त्यानें जाऊन त्या ख्रीशीं बोलणें केलें; ती रामशोनाला 
फार आवडली. ८ कांहीं दिवसांनीं तो तिला आणण्या- 


. साठी पुनरपि जात असत्तां 'आडवाट करून सिंहाचे 


कलेवर पाहण्यास * गेला :'तों “त्या. सिंहाच्या कलेवरांत 
मधमाशांचा धोळका व" मध हीं त्याच्या दृष्टीस पडलीं. 
९. त्यांतठा कांही. मध हातांत घेऊन तो वाटेने 
खातखात गेला; आपल्या ' आहेबापांकडे येऊन त्यानें 
तो मध त्यांस दिला,. आणि त्यांनींहि तो खाल्ला; 
तथापि सेंहाच्या कलेवरांतून त्याने तो मध आणिला 
होता हें त्यांस त्यानें सांगितळें नाहीं. १० मग त्याचा 
बाप. त्या क्रीच्या घरी. गेठा; आणि तेथें शमशोनाने . 
कुमारांच्या प्रघाताप्रमार्णे मेजवानी दिली. ११ तेथल्या 
लोकांनीं त्यास पाहून त्याच्याबरोबर राहावयास तीस 
सोबती बोलावून आणिले. १२ शमशोन त्यांस म्हणाला, 
मी. तुम्हांस एक कोर्डे घालितो; मेजवानीच्या सात 
दिवसांत तें उलगडून त्याचा अर्थ सांगाल तर मी 
तुम्हांस तीस पासोख्या व तीस पोषाख: देईन; १२ पण 
तुम्डांस तें उलगडतां आलें नाहीं तर तुम्ही मला तीसे 
पासोख्या व तीस पोषाख द्यावे. त्यांनीं त्यास म्हटलें, तुझें 
कोडें आम्हांस ऐकूं दे. १४ मग तो त्यांस म्हणाला 

भक्षकांतून भक्ष्य 

व उग्नांतून मधुर ते काय £ 


२७७ : 


अ० १४:१४-११५१२३ 


शास्ते 





तीन दिवसपर्यंत त्यांस या कोख्याचा अर्थ | 
वेना. १५. सातव्या दिवशी ते शमशोनाच्या बायको- 
कठे जाऊन तिला म्हणाले, तूं आपल्या नवऱ्यास फुस- 
लवून त्यास या कोड्याचा अर्थ सांगावयास लाव, नाहीं 
तर आम्ही तुला व तुझ्या बापाचे घर अभीने जाळूत्र 
टाकू; तुम्ही आम्हांस बुचाडून घेण्यास येथें बोलाविले 
आहे, असेंच ना ? १६ तेव्हा शमशोनाची बायको त्याच्या- 
पुढें रडून म्हणाली, तुम्ही माझ्यावर प्रीति करीत नाहीं, 
तुम्ही माझा द्वेष करितां; तुम्हीं माझ्या जातीच्या लोकांस 
कोडें घातळं, पण मंला त्याचा अर्थ :सांगितला नाहीं. 
तो तिला. म्हणाला, भी ते माझ्या आईबापांस 
सांगितलें नाहीं, तर तें तुला कसें सांगू ? १७ मेज- 
वानीच्या सातव्या दिवसापर्यंत ती त्याजसमोर रडत 
राहिली; सातव्या दिवशीं तिनें त्यास फारच आग्रह केला, 


तेव्हां त्यानें तिला ते सांगितलें; मम तिनें तें कोडे 


आपल्या लोकांस उलगडून सांगितलें. १८ : सातव्या 
दिवशीं सूर्यास्तापूर्वी नगरवासी लोक त्यास म्हणाले, 
मधापेक्षां गोड तें काय १६ आणि सिंहापेक्षां उप्र तें 
काय ६ तेव्हां तो त्यांस म्हणाला, 


तुम्ही माझ्या कालवडीस नांगरास जुंपिलें नसतें. 


तर तुम्हांस माझें कोरडे कधीं न उलगडते. 
१९ मग परमेश्वराच्या आत्म्याची त्याच्या ठायीं प्रबल 
स्फूर्ति होऊन तो अष्कलोनास गेला; तेथलीं तीस 
माणसें मारून त्यांचीं वक्लें त्यानें काढून घेतलीं, आणि 


ज्यांनीं कोडें उलगडिलें होतें त्यांस त्यांतून पोषाख । 


दिले. मग तो संतप्त, होऊन आपल्या बापाच्या धरीं 


गेला. २० इकडे शमशोन ज्या एका सोबत्याशी 
मिंत्रभावानं वागला होता त्यास त्याची बायको 
देण्यांत आली. 


१ क्वांहीं दिवसांनीं गहूं. कापण्याच्या हंगामांत 

१ ९ शमशोन एक करड घेऊन आपल्या. बायकोच्या 
भेटीस . रोठा; तो म्हणाला, मी खोलींत 
आपल्या बायकोकडे . जातों 
त्याला आंत जाऊ दिलें नाहीं. २ त्याचा. सासरा 


१ पाठभेद चवथ्या 


पण त्याच्या सासऱ्यांने 


. म्दणांठा, तूं तिचा .. पराकाष्टेचा “ द्वेष करितोस * असें 
' खरोखर मला वाढून सी ती तुझ्या सोबत्यांसं दिली; 
.तिची धाकटी बहीण तिच्याहून सुंदर आहे ना? तरु 


तिच्याऐवजीं ती' “घे. ३ 'शमशोन “त्या “ लोकांस 
म्हणाला,' या खेपेस मीं पलिष्ट्य़ांचें वाईट केळें तर त्यांस 
मला : दोष लावितो येणार : नाहीं. ४: मग इंमशोनानें 
जाऊंन तीनर्शे कोल्हे धरिले; मशाली मिळविल्या, 
व' त्या कोल्हयांच्या शेपटास : झ्षेपूट गुंतवून दोनदोन 
झेपरांच्यामध्ये एकएक मशाल बांधिली. ५ मग त्यानें - 
त्या मशाली पेटवून पलिष्ट्यांच्या उभ्या पिकांत त्या 
कोल्ह्यांस सोडिले, तेव्हां धान्याच्या सुख्या, उभें पीक 
व जैतूनांचे मळे जळून गेले. ६ पलिष्टी लोक विचारू 
लांगळे, हें कोणीं केलें १ तेव्हां लोकांनीं म्हटलें, 


तिम्नाकराचा जांवई शामशोन यानें हें काम केलें, कारण 


त्याच्या सासऱ्यानें त्यांची स्री त्याच्या सोबत्यास दिली 
आहे. तेव्हां पठिष्ट्यांनीं येऊन तिल्ञ़ व तिच्या बापास 
अभीने जाळून. टॉकिलें. . ७ मथ शमशोन त्यांस 
म्हणाला, तुम्ही. असलें काम केलें. म्हणून मी तुमचा 
सूड. घेईन तेव्हां स्वस्थ होईन. ८ त्यानें त्यांस 
खरपूस मार देऊन त्यांचा सप्पा उडविला; मग तो 
एटाम खडकाच्या दरींत जाऊन राहिला. 

९ नेतेर पलिष्टी लोकांनीं चढाई केली व यहूदांत 
तळ देऊन ते लेहींत पसरले, १० तेव्हां यहूदी 
लोकांनीं त्यांस बिचारिलें, तुम्ही आम्हांवर कां चाळून 
आलत £ ते. म्हणाठे, शमशोनास बांधून नेण्यास आलों 
आहों; त्यानं आमचें केलें तसेंच आम्ही त्याचें करणार. 
११ तेव्हां यहूदांतले तीन हजार पुरुष एटाम 
खडकाच्या दरीत जाऊन शमशोनास . म्हणाले, 
पल्षियांची आम्हांवर सत्ता आहे हें तुला ठाऊक नाहीं 
काय ? तू आम्हांवर हें काय संकटं आणिले £ तो 
त्यांस म्हणाला, त्यांनीं माझें केळे तसेच मीहि त्यांचें 
केलें. 4२ ते शमशोनास म्हणाळे, तुला पटिष्ट्यांच्या 
हवाली करावें म्हणून आम्ही आलो आहों. झमशोन त्यांस 
म्हणाला, तुम्ही स्वतः माझ्यावर तुटून पडणार. .नाहीं 
अशी दपथ वाहा. १३ ते म्हणाले नाहीं, नाहीं; आम्ही 


: रेऊट 








र डु; बै 3: 
३ त. हट ४ त नेचर 

न रि ०115111 
12१ ४000. १928 |. क्क 41 
पा 
"00 रथ ण 
डा 2111000011: 
४811608 अ क हन 1; गुर 
0111010110: धु 15 क व ्ि या 
गनत 14116 शी; ती नि 
001111, ति) 
5२४४३६४ व्य ४४0 शर १६) ् 
४४८४1: ह 1) डा 
टटिट क गले. १६० 14011) 
1१4111: र्न 


अ० १९१३-३१ . 


ास्ते 





पर्यंत खोटें सांगून माझी वंचना केली तर तुम्ही कशाने 
बद्ध व्हाल. ते मला सांगा. तो तिला म्हणाला, माह्या 
केसाच्या सात - बटा मागाच्या ताण्यांत गुंफिल्या 
तर मी बद्ध होईन.: १४ मग. तिने त्याचे केस मागाच्या 
फणीवर ताणून बांधिळे व ती त्यास म्हणाली, शमशोना, 
पलिष्टी तुम्हावर चाळून आले आहेत. तेव्हां त्यानें झोपें- 
तून जागे होऊन ती. मागाची फणी च. ताणा- उखळून 
काढिला. १५ :मग. दलीला त्यास. म्हणाली, तुमचें मन 
कांहीं मजवर नाहीं, तर तुझ्यावर माझी प्रीतिः- आहे 
असें कसें म्हणतां ६ तुम्ही माझी .ह्यासुद्धां तीन वेळां वंचना 
केली; तुमचें प्रचंड बळ कश्ांत आहे लें तुम्हीं मला सांगि- 
तर नाहीं.. १६. .तिनें दररोज बोलून बोळून त्याच्यापाशी 
जिकीर केल्यामुळें त्याला: जीव नकोसा झाला. १५. मग 
त्याने आपलें हहत. तिला सांगितलें; तो वित्म.-म्हणाला 
माझ्या डोक्यास कधीं वत्त्तरा. लागला नाहीं, कारण -मी 
आपल्या. मातेच्या उदरी होतों . तेव्हांपासून . देवाचा 
नाजीर आहें; माझें सुंडण झाल्यास माझें बळ जाईल. व मी 
बलहीन होऊन इतर माणसांसारखा. होईन.. .१८ त्यानें 
आपलें सारें . हृद्वत सांगितलें, हे. पाहून. . दलीलेनें 
पलिष्ट्यांच्या सरदारांस बोलावू पाठविलें व: कळविलें 
कीं एवढीच एक वेळ या; त्यानें आपलें साडे. हृद्धत 
मला. सांगितळें आहे. तेव्हां पलिष्ट्यांचे -सरदार-! हातीं 
दाम. घेऊन तिच्याकडे आठे. १९ तिनें शमशोनास 
आपल्या मांडीवर निजविळें, आणि. एक मनुष्य. जवळ 
बोलावून त्याच्या -डोक्‍्याऱ्च्या-सातं बटा मुंडविल्या;-- ती 
त्याला त्रासवूं लागली व. तो अग्रदीं निबळ. झाला.- २> ती 
त्यास. म्हख़्ाठी, कमशोत्रा, प्रलिष्टी . तुमच्यावर . चाळून 
आले : आहेत::-तेन्हां . तो. झोपेंतूत उठला व. भाषण: 
पहिल्याप्रमा्णेंच अंग्र . हालवून . सुट्न . जाऊं. असें 
त्याला. बाटले. परभेश्वरानें आप्रणाला:- सोडिलें. आहे. 
याची . कल्पना . त्याला . नव्हती. .९१ . पलिष्टी.- लोकांनीं 
... त्याला: पकहने--त्या'चे: डोळे -फोडिळे..व :त्यास. ग्या, येथें 


_ नेऊन पितळी -नेडयांनी.जखडिठें; तो 'कारागृहांत धान्य 


दळू ठाग्रळा; २२ प्रभ--त्याचें मुंब झाल्यावर त्याच्या 
डोक्याचे केस पुनः, वाढ लागळे... 





२३: नंतर : पलिष्ट्यांचे सरदार आपल्या. दागोन 
नामक देवाच्या प्रीत्यथ॑ महायज्ञ व उत्सव करावयास 
जमा झाले; ते म्हणाले, आमच्या देवानें आमचा शत्रु 
झमशोन यास आमच्या हातीं. दिलें आहे. २४ लोकांनीं 
त्यास पाहून . आपल्या देवाची स्वुतति करून. म्हटलें, 
ओगमच्याः'देवानें . आमच्या देशाचा विध्वंस. करणार्‍या 
आणि . आमच्यांतल्या बहुत - लोकांचा. संहार करणार्‍या 
शत्रूस आमच्या. हातीं दिलें-आहें.. २५ ते. आनंदाच्या 
भरांत . येऊन :. म्हणाले, दामशोनास घेऊन या, 
त्याची.. आम्हांला: --करमणूक . - होईल: तेव्हां त्यांनी 
शमशोनास तुरुंगांतते आणविलें, आणि तो त्यांच्या- 
पुढें गंमत करूं: लागला; आणि. त्यांनीं त्यास खांबांच्या 
मध्यें उभें केलें. २६ शमशोनाचा हात ज्या. मुलाने 
घेरिळी. होता .त्यास तो म्हणालां;: ज्या खांबांवर हें घर 
उभें. आहे ते मला.चाचपू. दे, म्हणजे मी. त्यांशी टेकेन. 
२७ त्या. मंदिरांत स्त्रीपुरुषांची  मनस्की.. गदी. झाली 
होती; तेथें पलिट्यांचे . सवे. सरदार होले; : धाब्यावर 
तीन हंजार .त्रीपुरुष* रामशोनाची “गंमत पाहत होते. 
२८-:.तेव्हां शमशोनानें परमेश्वराचा »थावा- केला कीं हे 
प्रमू देवा, माझी आंठिबप कर; हे. देवा, या. एवढ्या 
प्रसंगी मला बळ दे, म्हणजे मी.: आपल्या ह्या दोनः 
डोळ्यांबद्दल पलिष्टयांचा  एकंदमः-सूड घेईन. २९ ज्या 
दोन मधल्या खांबांवरू त्याः ' मंदिराचा आधार होता. . 
त्यांतला *:एक 'उजव्या>*हातानें क- एकं डाव्या. हाताने, 


धरून , रासंशीत्त:-त्यावरः टेकला:>. ३5: घतिष्ट्यांबरोबा 


मँळाहि. मरण. येवो. असें म्हणून  रामशोनानें . आपलें 
सवे बळ सेर्चूणे.-ते.: खांब:- रेठळे;. तेव्हा ते :मंद्रि. रमा 


' सरदारांवर व त्यांत जमंखेल्या सवे लोकांवर: पडलें. याः 
' प्रकारें त्यानें बंदतेसमयीं मारिलेळे लोक आपल्या साऱ्या 


इयातींत. मारिलेल्या छोकांडून अधिकः>हीते.४:३१. मंग 


, त्क्रन्ने  भाऊबंद--व त्याच्या .. बापाच्या : घराण्यांतील सवे 
' कवक आले क॑ त्यास. उचलून: घेऊन गेले, त्यांनीं सरा 


क अश्ावोंठ यांच्या  दरम्याक-जेशे त्याचा जाप मानोदा 
कचे कबोरतातः-होतें तेय: त्यांस: मूठमाती. द्विली. त्यानें 
इक्षएलाचा न्यायइमसाक वीस वर्षे"केला छहेता. 


२० 


अ० १७:१-१८५९. 








म्हणाली, माझ्या पुत्नाचें परमेश्रर अभीष्ट करो. 
३ त्याने ते अकराशे. रुपये आफ्ल्या आईस परत 
दिल्यावर: त्याच्या आईने म्हटलें, माझ्या पुत्राप्रीत्यर्थ 
माझ्या हातचे हे. रुपये मीं परमेश्वरास वाहिळे आहेत. 
- यांची एक कोरीव मूर्ति व एक ओतींच मूर्ति करावी. 


म्हणून हे. पैसे मी तुला परत देतें. ४.त्याने ते' रपये 


आपल्या आईस परत दिले तेव्हां तिनें त्यांतळे दोनशों 
रुषये सोनारास दिले, .. त्यानें त्यांची एक कोरीव 
मूर्ती व. एकं. .ओतींव॑ मूर्ति . केली आणि “ती 
मीखाच्या घरीं ठेविली. ५:मीखाचें एक देवधर होतें; 
त्याने एक एंफोद आणि कुलदेवता केल्या. होत्या 
व. त्यानें आपल्या एका. पुत्रास दीक्षा . देऊन : आपला 
पुरोहित. केळें होतें. . ६ त्याः काळी 'इ्लाएलाचा- कोणी 
राजा नव्हता; जो. तो आपल्या * नजरेस येई तसें 
करीत असे. - 

: ७ यहूदांतीलठ बेथळहेम येथला “ रहिवासी. : यहूदा 
कुळांतील' एक. तरुण लेवी तेथें उपरी ' म्हणून राहत 
'होता. ८ कोठें तरी: आपणास :ठिकाण मिळावें . म्हणून 


करितां करितां एफ़ाइमाच्या' डोंगरांत. मीखाच्या घरीं तो 
आल्य. ९ मीखानें त्यास बिचारि्े, तूं कोठून- आलास १ 


तो .त्यास: म्हणाला, यद्ठदाच्या बेथलहेमांतला मी एक 
छेने आहे; थारा मिळेल ' तेथे जाऊन राहावें. म्हणून ' 
ओर. “निवाली आहे; '१३० मीखा त्यासं .. म्हणाला, . 


: _ माश्या एथे राहा;--त. माझा वडील व पुरोहित होऊन 
:. .राह्; 'सी तुला सालिना. दहा रुपये, एक पोषाख 
आणि :फोंटास . बेईन. .. तेव्हां तो लेवो त्याच्या अरी 
जन - राहिला 
'आहण्यास राजी. ; झाठा; तो तरुण. पुक्‍ष त्याच्याशीं 


११ तो. खेबी त्या. मनुष्याबरोबर : 





॥| चुत्रासारखाः वर्तला.  १२-मीखानें त्या लेव्यास दीक्षा 


दिली, आणि तो.* तरुण लेवी त्याचा पुरोहित होऊन 
त्याच्या धरीं : राहु. लागला. १२३ यावर मीखा. 
म्हणाला. कीं मीं एक लेवी. आपला पुरोहित. करून 
ठेविला आहे, तर आतां परमेश्वर खात्रीनें माझें 
बरें करील. 
* १ त्या काळीं इंख्राएलाचा कोणी .राजा 
१ ८ नव्हता; दान वंशाचे लोक त्या वेळीं वस्तीसाठी 
: , वतन पाहत होते; कारण इंखाएली वंशांबरोबर 
त्यांस वतनभाग अजून मिळाला नव्हता. २. तेव्हां 
दानवंशर्जांनीं आपल्या कुळांतल्या सगळ्या - लोकांतून. 
पांच : झर वीर निवडून त्यांस सरा व अष्टावोल येथून 
देश. धुंडाळून पाहण्यास पाठविले; त्यांस ते म्हणाले,. 
जा - आणि तो प्रांत धुंडाळा; ते एफ़ाइमाच्या. डोंगरी 
अदेश्यांतील मीखाच्या घरापर्यंत येऊन तेथें. बिऱ्हाडास 
राहिले. .३ ते मीखाल्च्या. घरापाशी असतां. त्यांनीं त्या 
तरुण लेव्याचा शब्द ओळखिला; तेव्हां. ते त्याजकडे 
जाऊन त्याला बिचारूं लागले, तुला येथें कोणीं आणिलें १. 
तूं. येथें काय करितोस १६ तुझें येथें काय आहे १ 
४. त्यानें त्यांस सांगितलं कीं: मीखानें माझें असें असें 
केलें; त्यानें मला. वेतन :देऊन ठेविलें असून मी त्याचा 
पुरोहित झालों “आहें. :.५: ते. त्यास म्हणाळे, देवास मशन 
विचारून पाह्य'कीं ज्या प्रवासास आम्ही निघालो आर्हो 


॥ तो. यशस्वी होईल कींः:माहीं.१ ६ तो पुरोहित.त्यांस 
तो. यहूदांतील बेथलहेम नगरांतून : निघाला; प्रवांस . 


मदगाला, : तुम्ही खुशाल जा; ज्या प्रवासास : तुंम्ही. 
निंघालां आहां तोःयपरमेश्वरासमोर रुजू आहे. : 

: ३७ मग ते पांचे पुरुष निघून लडेश येर्थे. गेले; . तेथे 
स्यांस. असें.:दिसून आलें कीं. तेथील लोक. सिदोंनी 
लोकांप्रमाणे निर्वेत, स्वस्थ वं निर्भय आहेत, त्यांस 
कसलाहि उपद्रव देणारा कोणी सत्ताधीश त्या" देदपिर 
नाही, व ते सिदोन्यांपासून फार दूर . राहत असून 

इतर लोकांशीं त्यांचा कांहीं व्यवहार नाहीं. ८ मग ले 

सरा व अष्टावोल येथें आपल्या भाऊबंदांकडे "'पॅर्त 
आले; तेव्हां त्यांचे भाऊबंद त्यांस विचारू. -लागळे, 

तुम्दी: काय वर्तमान आणिलें आहे १ ९ त्यांनीं म्हटलें, 


र्ट१ 


'अ० १८:९-३०. 
_ उठा, आपण. त्या::ठोकांवर चाळून जाळं; आम्ही 
-तो देश. पाहिला: आहे, तो फार चांगला आहे; तुम्ही 
स्वस्थ कां. बसला. आहां"£ तेथें जाऊन तोः देश ताब्यांत 
"घेण्याविषयी कांहीं आळस करूं नका... १० तेथें गेल्या- 
वर तुम्हांस निश्चितपणे राहणारे लोक. सांपडतील, 


व तो देश विस्तीर्ण आहे; देवानें तो देश तुमच्या . 


तीं दिला आहे;.. ते. ठिकाण असे आहे कीं एथ्वी- 
वरल्या ,कोणत्याहि. गोष्टीची तेथें वाण नाहीं. . 

* १५१३. तेव्हां सरा व अष्टावोल ग्रेथून दान कुळांतले 
सहादे पुरुष . हत्यारबंद होऊन निघाले. १२ त्यांनीं 
कूच. करून यहूदांतील: कियोथ-यारीम येथें तळ दिला; 
यामुळें आजवर - त्या स्थलास महाने-दान :(-दानाची 


वछाबणीं ) असें म्हणतात; ते कियोथऱ्यारीमाच्या | एवढी 


'पश्विमेस आहे. १३ तेथून निघून' ते एफ़्ा्माच्या 
उडोंगरी प्रदेशांत मीखाच्या .घरापाझीं. आळे. १४ तेव्हां 
जे पांच: पुरुष लईश. प्रदेश. हेरावयास गेले होते 
ते. आपल्या. बांधवांस म्हणाळे, तुम्हांस ठाऊक 
आहे. काय”१ या घरांत एक एफोंद;. कुलदेवता 
एक  कोरींवे मूर्त आणि एक ओतींव_ मूर्ति 
अशीं आहित; “आतां 
याचा चांगला ' क्विरि. करा. १५ ते. तिकडे वळले 
आणि. :मीखाच्या 'घरीं असलेल्या लेव्यांच्या बिऱ्हाडीं 
जाऊन त्यानें त्यांनीं क्षेमकुशल विचारिलें. :१६५मग ते 


दानवंशांतले.. सहारे हत्यारबंदं-- पुरुष वेशींत उभे: 


राहिले; १७ आणि. जे पांच पुरुष देशाची पाहणी 
- करावयास गेले होते ते आंत शिरून ती कोरीव 
मूर्त, ' एंफोद, कुलदेवता : व: ओतींव मूर्ति. घेऊन 
गेले;: आणि तो पुरोहित त्या 
पुरुषांबरोबर: वेशींत. उभा राहिला. १८. ते पांच पुरुष 


.. मीखाच्या : घरांत : शिरून. .क्रोरींव . मूर्त; .एफोद, कुल- . 


'देवता व ओतींव मूर्ति घेऊन '. आले. तेव्हां पुरोहित 
त्यांस. म्हणाला', तुम्हीं. हे. काय: करितां £ १९ ते त्यास 
महणाले, गप्प राहा, आपलें तोंड हातानें दाबून घर 
व आम्हांबरोबर येऊन तूं---मामचा- चडील व पुरोहित 


होऊन राह; एकाच मनुष्याच्या : घरीं :पुरोहित . होऊन : 
व । -स्ढ२ 


तुम्ही काय. करावयाचें । 


हत्यारबंद सहाशे : 





राहावें हे: तुज़् बरें.-क्री इ्ताएलाच्या एका सगळ्या 
वंशाचा व कुठचा पुरोहित व्हावे हे. बरें £ 
२% तेव्हां त्याः पुरोहिताचे चित्त: प्रसभन-झाळें व 
एफोद्‌;., कुलदेवता. व. कोरीव: मूर्त घेऊन तो 
त्य़ा. » लोकांबरोबर ..गेला. २१ तेव्हां. ते पुन 
वाटेस: लागले; त्यांनीं -मुंलेंबाळें, : पशु. आणि सामान- 
सुमान आपल्यापुढे चालवून .कूच केलें; २२ ते 
मीखाच्या घरापासून घरेंच दूर्‌. गेल्यावर : त्याच्या 
घराच्या आसपासच्या घरांत राहणाऱया लोकांनीं जमा 
होऊन दानवंशजांस: , जाऊन गांठिलें;.... २३ त्यांनीं 
दानवंश्याच्या. ळोकांस .हाका मारिल्या;.- तेव्हा त्यांनीं 
तोंडे फिरबून :मीखास म्हटलें, तुझें काय झाळें की तूं 
ढी. :समुदाय :. घेऊन..:आला . :आहेस.::- २४*तो 
म्हणाला, -मीं केलेले देव व माझा :पुरोहित तुम्ही 
घेऊन चाललां; : आतां. माझे -'काय राहिलें आहे १ 
आणि 'मस्म्र विचारितां. कीं. तुझें. :कॉंय झालें म्हणून १ 
३५: दानवंद्याचे लोक' त्यास : म्हणाळे, तुझें बोलणें 





॥ आमच्या ,. लोकांच्या . कानीं पडूं .देऊं . नको, दिळें' तर 


ले: रागावून. तुजवर तुटून पडतील आणि तूं व तुझ्या 
शधरचे :लोक. : प्राणांस सुकतील. २६ मग. दानवंशाचे 
लोक आपल्या वाटेनें गेले; इकडे मीखारने पाहिलें कीं 
हे. लोक. आपणाहून अधिक:बलळवानं. आहेत, तेव्हां तोहि 
परतून आपल्या घरीं :गेला. :.२७ “मीखानें.; बनविलेल्या 
वस्तु. व£ त्याचा पुरोहित :बरोबर घेंऊन ले: लहद . येर्थे 
आले; तेथील ल्क स्वत्यपणें वः निर्थितपर्ये राहत . होते; 
त्यांनीं.: त्यांचा. : तरवारीने : संहार करून स्यांचें ' नगर 
अप्नीने. जाळून. टाकिटें. २८. त्या: वगराचा बचाव 
करावयास * कोणी नव्हंता;. कारण. तें ::सिदोनाप्रासून दूर्‌ 
होत्तें आणि इतर . लोकांशीं लह. लोकांचा ... व्यवहार 
नव्हता; तें. नगर बेथ-रहोबच्या खोऱ्यांत होतें;-- मग तें 
नगर वसवून तेथें ते . राहिले. . २९-:त्यांचीं : त्या” भगरास 
आपला मूळपुरूष दान जो इस्माएलाचा एक पुत्र त्याचें 
नांव दिलें; पूर्वी. त्या : नगराचें :.नांव “लहद .होते. 
३ दानवंज्याच्या ' छोकांनीं. त्या कोरीव मूर्तीची 
स्यापना : केळी; देशाचा पाडाब - होईपर्यंत गेषोमाचा 


झास्ते 


अ० १८४१३०-१९११९ 





व मोकाचा नातू योनाथान व. त्याचे वंशज दान- | आहे, तर तुम्ही रात्रीं येथेंच राहा 


खैशावा पुरोहितंषणा : करीत ,असत:ः . ३३ देवाचें 
निवासस्थान दिलो. येर्थे होतें तोंपर्यंत मीखाची कोरीव 
मूर्ति तेथें स्थापिलेली होती. 0 
१ त्या. कोळीं. इद्वाएलाचा. कोणी राजा 
द ९ नव्हता; . तेव्हां. कोणीएक लेवी एफ्राइ्माच्या 
डोंगरी प्रदेशाच्या बाजूला उपरी म्हणून राहत 
असे; त्यानें यहूदांतील बेथलहेम येथील एक उपपत्नी 
केली होती. २ त्याच्या उपपत्नीनें त्यास सोडून व्यभि- 
चार केला. व ती यहूदांतील बेथलहेम येथें आपल्या 
बापाच्या. .घरीं जाऊन चार महिने राहिली. २ नंतर 
तिची समजूत घालून तिला माघारे आणावे म्हणून 
तित्रा पति एक सेवक व दोन गाढवें बरोबर. घेऊन 
ति'च्या शोधास निघाला; तिने त्यास आपल्या. बापाच्या 
घरीं नेलें; त्या मुलीच्या बापाने ' त्याला पाहिलें तेव्हां 


त्याची भेट झाल्यावरून त्याला आनंद झाला. ४ त्या 


मुलीच्या बापाने म्हणजे त्याच्या सासऱ्याने त्याला 
राहण्याचा. आग्रह केला, तेव्हां तो तेथें तीन. दिवस 
त्याच्या घरीं राहिला; ह्याप्रमाणें त्यांचें खार्णॅपिणें झाल्या- 
वर तीं तेथें मुक्कामास राहिली. ५ चौथ्या दिवशीं 
सकाळीं पहाटेस उठल्यावर तो .जाण्यास निघाला तेव्हां 
मुलींच्या बापाने आपल्या जांवयास म्हटलें कीं 
कोरभर भाकर खाऊन जिवास आधार करा आणि 
मग मार्गस्थ व्हा. ६ तेव्हां त्या दोघांनीं बसून एकत्र 
खार्णेपिणें केलें; मग त्या. मुलीच्या बापाने त्यास म्हटलें, 
प्रसन्न मनानें आणखी एक.. रात्र राहण्यास राजी हो. 
७ तो पुरुष जावयास निघाला पण त्याच्या सासर्‍यानें 
त्यास आग्रह केला म्हणून त्यानें आणखी सुक्‍्काम 
केला. ८ पांचव्या दिवशीं पहाटेस उठून तो जावयास 
निघाला तेव्हां त्या मुलीच्या बापाने म्हटलें, आपल्या 
जिवार्स . आधार. कर आणि दिवस कलेपर्यंत राहा; 
तेव्हां त्या.. दोघांनीं पुनः एकत्र भोजन केलें. ९ मग 
तो. पुरुष आपली... उपपत्नी व सेवक यांसहवर्तमान 
जावयास. .निघाला तेव्हां त्या मुलीचा बाप म्हणजे 
त्याचा सासरा त्यास म्हणाला, पाहा, दिवस कलला 


दिवस आतां 
मावळेळ तर येथेंच राहून आपलें मन हर्षित करा; 
उद्यां सकाळीं पहाटेस उठून मागेस्थ व्हा व आपल्या 
घरीं जा; १० पण तो पुरुष त्या रात्रीं तेथें राहीना, तो 
उठून मार्गस्य झाला. तो खोगीर घातलेली आपलीं दोन . 
गाढवे आणि आणली उपपत्नी यांसह यबूसच्या म्हणजे 
यरुशलेमाच्या नजीक आला. ११ यबूस नगरापाशीं ते 
आले तेव्हां दिवस बराच खालीं गेला होता; तेव्हां 
सेवकाने आपल्या धन्यास म्हटळे, चला, आपण 
यबूसी लोकांच्या या नगरांत जाऊन सुक्‍काम करू. 
१९ त्याचा घनी त्यास. म्हणाला, जेथें कोणी इस्लाएल 
लोक राहत नाहींत अश्या परक्यांच्या नगरांत 
आपण उतरू नये, तर आपण गिबा येथें जाऊं. १३ तो 
आपल्या चाकरास . म्हणाला, आपणं जवळच्या एकाद्या 
ठिकाणीं जाऊं; गिबा अथवा रामा येथें रात्र घालवू. 
१४ तेव्हां ते पुढें चालले आणि बन्यामिनाच्य़ा गिब्या- 
पाशीं पोहचल्यावर . सूर्यीस्त झाला. १५ गिब्यांत 
जाऊन मुक्काम करावा म्हणून ते तिकडे गेले; तो 
आंत जाऊन नगरांच्या चौकांत बसला; कारण कोणींहि 
त्यांस आपल्या धरीं राहावयास जागा दिली नाहीं. 
१६ इतक्यांत एक म्हातारा आपलें शोेतांतलें काम 
आटपून संध्याकाळीं घरीं चालला होता; तो एफ्राइमाच्या 
डोंगराळ प्रदेशांतला असून गिबा येथें उपरी 
म्हणून राहत होता; त्या ठिकाणचे लोक बन्यामिनी 
होते. १७ त्या म्हाताऱ्याने पाहिलें तों नगराच्या 
चवाठ्यावर कोणी प्रवासी बसला आहे. असें त्याच्या . 
दृष्टीस पडे; त्या म्हाताऱ्याने त्यास विचारिलें, तू 
कोंठें चाललास ? तूं कोठून आलास ६ १८ तो त्यास 
म्हणाला, आम्ही यहूदाच्या बेथेलहेमाहून' निघालों 
आहों आणि आम्हांस एफ्राइंमाच्या डोंगराळ प्रदेशाच्या 
पलीकडल्या. बाजूस जावयाचे आहे; मी तेथलाच 
आहें;. मी बेथलहेम-यहूदा येथें गेलों होतों व आतां 
परमेश्वराच्या मंदिराकडे जात आहें; मला येथें कोणी 


घरीं. जागा देत नाहीं. १९ आमच्या ग्राढवांस दाणा- 


वैरण आहे, आणि माझ्यासाठी, या आपल्या दासीसाठी व 


र्ट्रे 


अ० १९:१९-२०:१०« 


शास्ते 





या आपल्या दासाबरोबरच्या चाकरासाठीं आपल्या दासा- | म्हणूं रागले, इस्राए : लोक मिसर देद्यांतून आले 


- जवळ भाकर व द्राक्षारस आहे; कोणत्याहि गोष्टीची वाण 
नाहीं. २० म्हातारा म्हणाला, तुझें क्षेम. असो; तुला 
जें पाहिजे ते मजकडे लागे; मात्र रस्त्यांत मुक्काम करू 
- नको. २१ मग त्यानें त्यास आपल्या धरीं नेळें व-त्याच्या 
गाढवांस . वैरण. दिली, आणि त्यांनीं हातपाय धुऊन 
खाणेपिणे केलें. २२: ते आनंदांत असतां . गांवांतल्या 
-_ कित्येक अधम लोकांनीं येऊन तें घर. वेढिळें व दार 

ठोकून त्या घराचा धनी जो अ्हातारा त्यास ते म्हण 
लागले, जो पुरुष तुझ्या घरीं आला आहे त्यास बाहेर काढे 
म्हणजे. आम्ही त्यास जणूं. २३ घरधनी बाहेर जाऊन 
त्यांस म्हर्ण॑ लागला, नोहीं; बांघवहो, अशी दुरष्टाई 
करूं नका; हा पुरुष : मोझ्या धरीं आला ' आहे, तर 
असलें बेशरमपणाचें काम: करूं. नका. २४ पाहा, 
येथें माझी कन्या कुमारी आहे व या पुरुषाची उपपत्नी 
आहे. त्यांस मी बाहेर. आणितों; तुम्दी त्यांची अनू 
घ्या, त्यांच्याशीं वाटेल तें . करा, पण: या पुरुषाशी 
असलें बेशरमपणाचें काम करूं नका. २५ तरी तीं माणसें 
त्याचें ऐकतना; तेव्हां त्या. पुरुषाने आपली उपपफ्त्नी 
त्यांजकडे बाहेर नेऊन सोडिली; त्यांनीं तिजशीं कुकर्म 
केळे आणि रात्रभर पहाट होईपर्यंत तिचे हालहाल 
केले; सकाळीं उजाइं लागलें तेव्हां त्यांनी तिला सोडिले. 
२६ प्रभात होतांच ती ल्ली आपला धनी ज्या 
माणसाच्या घरीं होता तेथें येऊन चांगलें उजाडेपर्यंत 
दाराशी पडून. राहिली; २७. सकाळीं . तिच्या पतीने 
उदढून. घराचे दरवाजे उघडले व मागेस्थ व्हावें महणून 
तो बाहेर आला तों त्याची उपपत्नी दाराशी पडली 
असून तिचे हात उंबरठ्यावर आहेत असें त्याच्या 
दृष्टीस . पडलें... २८ तो तिला म्हणाला, चल, आपण 
जाऊं; पण कांहीं उत्तर येईना; तेव्हां तिला. आपल्या 
गाढवावर घाळून तेथून तो. आपल्या ठिकाणीं गेला. 
२९९ आपल्या धरीं त्यानें सुरी घेऊन आपल्या 
उपपत्नीस धरून तिचे अवयव कापून सुटे केळे, आणि 


तिची बारा दकटें करून इस्राएलाच्या सवे प्रदेशांत. 


थाठवून - दिलीं. ३० ज्यांनीं ज्यांनीं तें पाहिळें ते सवे 


तेव्हांपासून आजवर असलें कृत्य कधीं झाळें नाहीं की 
कोणीं - पाहिलें नाही, तर याविषयीं. विचार करा, 
मसलत करा, आणि आपला अभिप्राय सांगा: ! 
*-१ मगः-दानापासून वैर-शेभरापर्यंतचे सवे इस्रा- 
न ए७ लोक व गिलादांतले लोक. बाहेर पडले-व 
*- ज्यांची सवे मंडळी . एकजीव होऊन मिस्पा येथें 
परमेश्वरापाशी जमा झाली.. २. लोकांचे. सवे नायक: 
आणि इल्लाएलाच्या. सवे वंशांतळे * लोक मिळून चार 
लक्ष. धारकरी पायंदूळ देवांच्या प्रजेच्या ” मेळ्यांत 
हजर झाले. ३ इस्राए” लोक मिस्पांत जमा झाले 
आहेत हें बऱ्थामिनी. वंद्ांतल्या लोकांच्या कानीं गेलें. 
इस्ाएल लोक 'म्हणाले; हें दुष्कर्म कसें घडून आळे 
तें आम्हांस- सांभा. ४ तेव्हां. त्या. खून झालेल्य़ा ज्लीचा 
नवरा लेवी: यानें सांगितळें कीं मी आपल्या उपपत्नी- 
सहित बबन्यामिनाच्या. गिब्यांत : मुक्कामास होतों. 
५ तेथें : यिन्यांतल्या पुरुषांनी. मजवर चाळून येऊन 
रात्रीच्या. समयीं धरास वेढा घाळून माझा घात 
करावयास पाहिलें; त्यांनीं . माझ्या .उपपत्नीवर एवढा 
क्रात्कार केला कीं ती मरण पावली. ६ तेव्हा मीं 
अपल्या उपपत्नीस धरून तिची शकले करून इला- 
एलाच्या वतनभागांतील' सर्वे .. प्रांतांत तीं पाठवून 
दिलीं; कारण त्या लोकांनीं . इस्लाएलामध्यें भ्रष्टाचार व 
बेशरमपणाचें कर्म केलें आहे. ७ तर' इखाएल 
लोकहो, तुम्ही सवे आतां आपला अभिप्राय व मसल्त 
द्या. ८ . तेव्हां : एकदम सगळे लोकं. उठून . म्हणाले 
आमच्यांतला. कोणी ' आपल्य़ा डेर्‍यांत: जावयाचा नाहीं. 
आमच्यांतला कोणी आपल्या धरीं - जावयाचा नाही 
९ आम्ही निब्याचें. असें. करणार: आम्ही त्यावर 
चाळून जाणार,कोणीं जावें ते. सिठ्या टाकून ठरविणार. 
१ मग संव. इल्लांएलं वंशांतील शंभर पुरुषांमागे दहा 
इजारामागें शंभर, आणि दहा : हजारांमारगें एक हजार 
असे. पुरुष निवड, म्हणजे ते सैन्यासाठी भोजनसामप्री 


'औणितील, व आम्ही बन्यामिनाचें गिथा येथे जाऊन 


त्यांनी इत्लाएलामध्यें जें बेशरंमपणाचें कर्म केळे आहे 


र्ट्ड 


झ्ास्ते अ० २०:१०-३४ 





त्याबद्दल. त्याते: पारिपत्य कह... ११:-समळे 'इस्रॉएल | . २४ दुसर्‍या दिवशीं इत्लाएल लोक बन्यामिनी लोकांशीं 
लोक एकजीव. होऊन त्या नगरासमोर जमा*झाले” **--” | अगदीं निकट जाऊन भिडले. २५ बन्यामीन दुसरे 
१२ मग. इश्लाएल वंश्यांतल्या लोकांनीं बन्यामिनांच्या | दिवशीं त्यांच्याशीं सामना करण्यास  गिब्याहून- निघाला, 
सर्वे बंशांकडे कांहीं मनुष्ये पाठवून विचारिळें कीं तुमच्या- । आणि त्या. दिवशींहि त्यानें इत्राएलाचे अठरा हजार पुरुष 
मध्यें हें. काय. दुष्कर्म घडलें आहे १ १२३ गिब्यांतील | धुळीस मिळविले; ते सर्व धारकरी होते. २६ मग सर्व 
त्या .अधम लोकांस आमच्या . हवालीं करा, म्हणजे | इस्राएल लोक मिळून बेथेल येथें जाऊन परमेश्वरापुढे 
आम्ही त्यांचा ' संहार करून इस्राएलांतील ' दुष्टता । रडत. बसले; त्या दिवशीं त्यांनीं संध्याकाळपर्यंत 
काहून टाकू; पण. बन्यामिनी लोकांनीं आपले भाऊबंद | उपास केला आणि परमेश्वरास होमबलि ब झांत्यपैणें 
इस्लाएह लोक यांचें ऐकले नाहीं... १४ मग बन्यामिनी | आर्पिलीं. २७. मग इस्राएल लोकांनीं परमेश्वराला प्रश्न 
लोक आपआपल्या . : नगरांतून बाहेर येऊन इस्राएल । केंला.. त्या समयीं . देवाचा कराराचा कोश तेथेंच ह़ोताः 
लोकांशीं लढण्य़ासाठीं गिबा येथें जमा झाले. १५ त्या | २८ आणि - अहरोनाचा . नातू, एलाजाराचा- पुत्र “फिन 
दिवशीं गिब्यांतले राहणारे. सातडें निवडक पुरुष | हास हा त्या काळीं त्या कोशाच्या सेवेस असे. लोकांनीं 
खेरीज. करून निरनिराळ्या नगरांहून आलेल्या धार- | परमेश्वरास -विचारिळें की. आसचे भाऊबंद बन्यामिनी 
करी  बन्यामिन्यांची संख्या सव्वीस हजार - होती. । यांच्याशी लढावय़ास . पुनः; एकवार जाऊं. काय २ किंवा 
4६ त्या सर्व लोकांमध्यें सातशे निवडक पुरुष डावरे होते, | लढण्याचे सोडून देळऊं१ . परमेश्वराने म्हटलें,” चाल 
त्यांच्या.गोफणीचा नेम केसभर देखील चुकत नसे. करून जा, . कारण उद्यां मी. त्यांस तुझ्या. हातीं देईन. 
१७ बन्यामीनवंश खेरीज . करून: अवांतर इस्राएल | २९ मग इस्राएल लोकांनीं गिव्याच्या सभोवार द्बा 
लोकांतले बारकरी. पुरुष चार लक्ष भरले; हे सगळे । धरणारे बसविले र 
लढवय्ये होते. १८ मग इस्लाएल लोक निघून बेथेल येथे | ३० तिसर्‍या दिवशीं इख्रांएल लोकांनीं बन्यामिन्यांवर 
गेळें आणि त्यांनीं देवास बिचारिले कीं बन्यामिनाशीं | पुनः चाल केली आणि 'पहिल्याप्रमाणे गिव्यासमोर 
लढण्यासाठी प्रथम :कोणीं.*चाल' करून जावें १ परमे- | ब्यूहू रविला. ३१ तेव्हां बन्यामिनी - त्या लोकांशीं 
श्ररानें . सांगितले, यहूदाने . प्रथम जावें. १९ इस्ट | भिडावयास नगराबाहेर आले; आणि त्या वेळीं त्यांनीं 
लोकांनीं "पहाटेस . “उठून गिब्यासमोर तळ (दिला. | त्यांना आपल्यामागे बरेंच दूर नलं; एक रस्तो बेथेलास 
५८: इस्राएह लोक --बन्यामिनाशीं लढण्यांसाठीं बाहेर | व दुसरा मैदानांत गिब्याकेडे जातो, ' त्यांच्या दरम्यान 
निघाले; गिंबा येथें त्याच्याशीं लढावयास इस्राएल पूर्वीच्या खेप्रांप्रमाणें त्यांनी हाणमार सुरू केली 
लोकांनीं व्यूहरचना. केली. २१. तेव्हां बन्यामिनी | व॑ इजाएलांपैकीं तीस माणसें मारिली. ३२ बन्यामिनी 
लोकांनीं 'गिब्यांतून बाहेरः-पहून त्या. दिवशी बाबीस- | लोकांस वाटलें कीं आतां पहिल्याप्रमाणेंच आम्हांसमोर 
हजार इस्नाएल - पुरुष ' घुळीस मिळविले... २९२ तरी । त्यांचा मोड होत आहे; इकडे इस्राए लोक म्हणाले, 
इद्लाएळ लोकांनीं हिंमत. धरून जेथें पहिल्या दिवशीं | आम्ही पळण्याचें मिष करून ते नगरापासून दूर हम- 
व्यूह रक्षि. होता. तेथेंच पुनः दुसरा व्यूह रविला. | रस्त्यावर येतील असें करू. ३३ मगः सर्वे इस्राएल 
२३-.इत्वाएल . लोक जाऊन  संघ्याकाळपर्यीत परमे- पुरुषांनी आपलें ठाणें सोडून बाल-तामार येथें व्यूहु 
श्वरासमोर. .रडळे; आणि. आपला बंधु बन्यामीन | रविला आणि जे इस्राएह दबा धरून बसले होते तेहि 
याच्या लोकांशीं लढाव्यास पुनः जाऊं काय असें | आपलें ' ठिकाण भारे-गिबा येथून अचानक * उठले; 
परमेश्वराला त्यांनीं विचारिलें; तेव्हां परमेश्वराने म्हटलें । ३४ इंख्ाएलांतठे निवडक दहा हजार पुरुष गिब्यासमोरं 
त्याजवर चाल करून जा. . आले व तेथें तुंबळ युद्ध झोलें; पण आपणांवर आंती 
> २८५ 


भ० २०:३४-२१५१०« 





अनर्थ येऊन ठेपला आहे हें त्यांस ठाऊक नव्हतें. 
३५ परमेश्वराने इस्राएलापुढें बन्यासिनाचा मोड केला; 
त्या. दिवशीं इत्लाएह लोकांनीं पंचवीस हजार एकर्शे 
बन्यामिनी पुरुषांचा संहार केला. ते सवे धारकरी होते. 
३६ तेव्हां आपला मोड झाला असें बन्यामिन्यांच्या 
लक्षांत आलें; इस्राएल लोक बन्यामिन्यांपुढून हटले, 
कारण. गिव्य़ाजवळ जे. लोक दबा धरून बसविले 
होते त्यांजवर त्यांची भिस्त होती. ३५७ तेव्हां 
दबा धरणाऱ्या लोकांनीं त्वरा करून गिंब्यावर 
छापा - घातला आणि पुढें सरसावून सवे नगराचा 
तरवारीने संहार केला. ३८ इस्राएल लोक आणि दबा 
घरणारे यांच्यामध्यें एक खूण ठरली होती कीं त्यांनीं 
नगरांतून धूर करून त्याचा लोळ वर ववढेसें करावें. 
३९ इस्राएली पुरुष लढाईत मागे सरू लागले तेव्हां 
बन्यामिन्यांनॉँं हाणमार करून इख्ाएलाचे तीस इसम 
मारिले; बन्यामिन्यांस वाटलं क्रीं पहिल्या लढाईप्रमारणेच 
आतां आमच्यापुढे यांचा मोड होत. आहे; ४० पण 
नगसंतून धुराचा लोळ वर चहूं लागला,. आणि बन्या- 
मिन्यांनीं मागें वळून पाहिलें तों सगळ्या नगरांत धूरच 
धूर होऊन आकाशाकडे त्याचा लोट चालला आहे 


असें त्यांच्या दट्टीस पडळ. ४१ तेव्हां इत्राएह लोक 


उलटले . आणि बन्यांमेनी लोकांची गाळण उडाली; 
आपल्यावर अरिष्ट आलें आहे असें. त्यांच्या लक्षांत 
येऊन चुकलं. ४२ तेव्हां त्यांनीं इस्राएली पुरुषांस पाठ 
दाखवून रानाचा रस्ता धरिला; पण लढाईची गर्दी 
त्यांच्या पाठीशी होतीच; वाटेनें निरनिराळ्या गांवांतून 
ज्ञे लोक वाहेर निघाले. त्यांनीं त्यांचा धुव्वा. उडविला. 
४२ त्यांनी वन्यामिन्यांस चोहोंकडून घेरिलें ब॒ त्यांच्या 
पाठीस लागून मनूहा-गिब्याच्या पूर्वेपर्यंत त्यांची पाय- 
मली केली. ४४ वन्यामिनाचे अठरा हजार लोक पतन 
पावले; त सर्व शूर वीर होते. ४५ मग ते रिम्मोनाच्या 
दुर्गाकडे रानांत पळून गेले; ते सडकांवरून धावत असतां 
इक्लाएलह लोकांनीं त्यांतले पांच हजार पुरुष टिपून 
मारिळे आणि गिदोमापर्यंत त्यांचा पिच्छा पुरवून 
त्यांतठे आणखी दोन हजार पुरुष मारिठे. ४९ या 


प्रकारें. बन्यामिनाचे पंचवीस हजार धारकरी पुरुष त्या 
दिवशीं पतन पावले; ते सवे शूर वीर होते. ४७ त्यांतले: 
सहाशें पुरुष रानाकडे पळून जाऊन रिम्मोनाच्या दुर्गावर 
पोहंचले; त्या खडकावर ते चार महिने राहिले. ४८ मग 
इस्राएली पुरुषांनीं मागें फिरून बन्यामिन्यांवर छापा 
घातला आणि जे कोणी मनुष्य, पश्चु- वगैरे त्यांस सांपडले 
त्या सर्वांचा तरवारीनें संहार केला; आणि जीं नगरे 
त्यांस आढळलीं तीं सवे त्यांनीं आग लावून भस्म केलीं. 
१ इस्राएली पुरुषांनी मिंस्पा येथें प्रतिज्ञा 
२२१ केली होती कीं आमच्यांतला कोणीहि बन्या- 
मिन्यांस आपल्या भुली देणांर नाहीं; २ म्हणून 
बेथेल येथें जाऊन लोकांनीं संध्याकाळपर्यंत . देवा- 
समोर दीघेस्वरानें आकंदन केलें. ३ ते म्हणाले, हे 
परमेश्वरा, इख्राएठाच्या देवा, आज इस्ाएलाचा एक 
वैश कमी झाला असें कां घडून यावें १ ४ दुसऱ्या 


, दिवशीं सकाळीं उठून तेथें त्यांनीं वेदी बांधिली आणि 


होमबलि व शांत्यपेणें आर्पिलीं. ५ मग इश्माएल लोक 
पुसतपास करूं लागले कीं इस्राएलाच्या सव वेशांपैक्री 
परमेश्वरासमोर जमलेल्या मेळ्यास आले नव्हते असे 
कोणी आहेत काय ६ त्यांनीं फक्त प्रतिज्ञा केली होती 
कीं जे कोणी मिस्पा येथें. परमेश्वरासमोर येणार नाहींत 
त्यांस अवश्‍य मारून - टाकावे.“ ६ . आपला बांधव 
बन्यामीन याविषयीं इस्राएल लोकांस 'अनुताप होऊन 
ते म्हणं. लागले कीं आज . इत्लाएलांतून एका वंशाचा 
उच्छेद झाला आहे, ७. आम्हीं तर परमेश्वराची शपथ 
वाहून म्हटलें .आहे. कीं आम्ही कोणीहि त्यांस आपल्या 
मुली देणार नाहीं, तर त्यांतले जे उरले आहेत त्यांस 
स्रिया मिळवून : देण्याविषयी काय करावें ९ . ८ त्यांनीं 
विचारले, मिस्पा. येथे परमेश्वरापाशीं इस्राएलाच्या 
वंश्ांतलठे आले. नाहींत .. असे कोण आहेत ? तेव्हां 


। त्यांस कळलें कीं, . याबेश-यिलादाहून कोणी त्या: मेळ्यास 
॥हजर राहण्यासाठी -- 
लोकांची मोजदाद केली तेव्हां याबेश-गिलादाच्या 
लोकांपैकी कोणीं. हयर नव्हते. असे आढळून आलें 


च्ाययोंत. आले नाहींत. ९ कारण 


१० तेव्हां मंडळीने अति शूर अशा बारा हजार 


२८६ 





-. पाठविलें; त्यांनीं- त्यांस अशी आज्ञा. केळी कीं 
तुम्ही .याबेश-गिलादाच्या: -रहिवाड्यांचा-< बांयकीफोरांसह 
संहार करां: :११. तुम्हांस: कामयिरी:.कराबयांची" क्री: ही 
कीं .सवै. पुरुष आणि*पुरुष. पाहिलेल्या * सवे 'शिया र्यांचा 
ठतुम्दीं अगदीं. संहार. करावा. 
"र॒हिवाऱ्यांत ज्यांनीं :पुरुष पाहिला :नव्हता अश्या*'चारडों 
तरुण कुमारी त्यांच्या हातीं लागल्या; त्या त्यांनीं 
कनान देशांतील दिलो येथल्या छावणींत आणिल्या:- - :. 
१३ : तेव्हां रिम्मोन- . दुगोवर जजेः: बन्य़ामिनी 


राहिले . होते त्यांजकडेः- सवे. मंडळीने, लोक, --पाठवून . 
त्यांच्याशीं सल्ययाचें बोलणें केलें. १४ तेव्हां:जन्याभिती 
प्रत आले;:: आणिः याबेश*गिलादच्या ज््िय़ांपिकी ज्या. 


जीवंत 'राखिल्या होत्या.त्याःत्यांस -बायका. कछन::दिल्या, 
पण.त्यां-त्यांस, पुरत्या. नाहींत: १५: परमेश्वराने इस्राएल 
' ब्रं्मांत 'तूट पांडिली. ' म्हणून * लोक बन्यामिनाविषथीं 
अनुताप-करू.लागले:. :: ..:: 

१६ ..मंडळींतील' वडील-लोकं 'म्हणूं. लागे; -बन्यामिनी 
स्तरिगांचा 
पुरुषांस खत्रिय़ा मिळवून देण्याविषयी काये करावें £ 


क७ लोक म्हणाले कीं. बन्यामिनाच्या 'अवदिष्ट लोकांस 


वतन. दिलें*पाहिजे; म्हणजे इत्ाएलांतून एक 'वंश--नष्ट 


होणार भाहीं.' १८'आपणांपैकी तर कोणास त्यांस मुली 


देतां येत. नाहींत; कारण इस्लाएल : लोकांनीं. अश्ली 


प्रतिक्षा केली आहे कीं जो आपली .कन्या बन्यामिन्यास | 


:-१९ र्‍याबेश-मिलाठ्च्या : 


। म्हणून :तुम्हांस.: दोष. .लागत नाहीं. 
संहार “झाला “आहे.तर: त्योन्व्या.. अवदिष्ट - 


अ० २९१४१०८, १४३ 
देईल-तो ज्ञापित “होई. ,.,१&- त्यांसी. कितर]र काहिला . 
कीं: दिलो : हें ::नगरु.. बेधेछच्या;,..उत्तरेस, :नोथेळाडूतत 
शखेमातस जाणाऱ्ये.:डृमरकच्या पूर्वेस: आि-कवोकांच्या 
दक्षिणेस: आहे; -त्या::जिलो नगरांत दर; वर्षी. पह्मेश्षर- 
प्रीत्यर्थ उत्संब :होत असतो; २० म्हणून त्यांनीं:ज्हर्‍या- 
मिन्यांस. सांगितठें, “तुम्ही :: जाऊन द्राक्षांच्या (मळ्यांत दबा 
घरून राहा; २१. आणिं,; बरिळोच्या:छन्याः:नाचावयास 
बाहेर पडतील तेव्हां: तुम्ही. द्राक्षांच्या .मळ्यांतून- बाहेर 
निघा आणि 'दिलोच्या.. कन्यांतून:- एकेकीला एकेकार्ने 
करून 'बायको 'करावयासाठी बन्यामिनाच्या देशीं घेऊन 
जावें. ९२. त्य़ांचे- वडीठ:. अथवा : भाऊबंद :आम्हांकडे 
गाऱ्हाणे घेऊस. आळे तर आम्ही: त्य़ांस म्हणूं की. कृपा करून 
त्या दान : म्हणूनं आम्हांसद्या; कारण : युद्धांत त्या. सर्वा- 
साठीं”बायका धरून देतां. आल्या नाहींत आणि. तुम्हींहि 
आपण: होऊन त्या तुमच्या: मुली त्यांस दिल्या नाहींत, 
२३. त्याप्रमाणे 
बन्यामिनी: - लोकांनीं केलें; त्यांनीं त्या . नाचणाऱ्या 
मुलींतून आपल्या संख्येइतक्या. पकडून बायका करून 
घेतल्या; मग ते निघून आपल्या  वतनास. परत- गेले 
आणि नगरे वसवून त्यांत राहिले. २४: त्या समयी 
इस्राएल. “लोक तेथून निघून . आपआपेल्या वंश्ांकडे व 
'आपआंपल्या घराण्यांकडे :गेले; -.जो तो. आपआपल्या 
वतनास:< परत :ग्रेला.. २५ त्या काळीं इंग्माएलाचा कोणी 
राजा नव्हता; ज्याला जें बरें दिसे तें तो करी... : 








र्थ 


*भे० १: 


5. _ "१०३ात्त्यांच्या: अमदानींत. - देहांत. दुष्काळ | नांव. अलोमलेख, त्याच्या-क्लीचें नांव. नामी: व.: सच्या 
हु अडला. त्या. समयी :ब्रेथलंहेम-्यहूदा-:-येथील एक । दोनः-पुत्नांची नांवें महलोन ब खिल्योन-:भ्ी होती; हीं 


पुढ्षं झापली::रही. व.- दोन पुत्र-- घेऊन :. सवाब | एफाथी::- म्हणजे... बेथलहेस-यहूदा.... येथील न 
देशांत -कांदीं. दिवस: सहावयास- गेल्य: -२ .त्या पुरुषाचे | होळः, तीं: -मव[ब देशांत; जाऊन. राहिडी ३०पुढे 





२८७ 


.-. 0 4 १३-२४ 





'ुसरीचें नांव रूथ होतें; तीं तेथें 

राहिली. :५ नंतर महलोन आणि खिल्योनं हे. दोघे 
मरंण पावले; याप्रमाणे : नामी . आपले 

आपल्य पति यांस अंतरली. 
लोकांचा समाचार घेऊन त्यॉस 
वर्तमान तिला मवाब देशांत कळलें तिव्हां 
आपल्या" दोघी: सुनांसह परत 
- ७ :ती : आपल्या दोघी - सुनांसह 
निघून यंडूदा देशीं. जावयास: मागेस्थ झाली; ८ 
आपल्या दोघी सुनांसं म्हणाली, तुम्ही : दोघी 
आपंआंपल्या. माहेरी जा;. तुम्ही जशी 
मजवर माया केली तक्षीच परमेश्वर 


णी, डं 


नि 
गी 


रं 


आजच रात्रीं तो मिळाला आणि मला पुत्रहि झाले, श्‌ 


- १३ तरी ते. प्रौढ होत तोंपर्यंत तुम्ही त्यांची . वाट 
'याहाळ काय १ त्यांच्या अपेक्षेने तुम्ही नवर्‍यांवांचून 
राहाळ काय £ छे, छे, माझ्या मुलींनो, तुमच्यामुळे 


मी मनस्वी कष्टी होत आहें; परमेश्वराचा हात मजवर. | ६ 
१४ मग पुनः त्या हेळ काहून रह | जा. 


पडला आहे. 


ा गि 


न! 


व | मागून जा: १६. रूथः म्हणाली, मला :-सोहून 
सयानी माझ्यामागे <न' येतां परत जा असा .मला 


परमेश्वर मराः तदनुसार. पारिपत्य: करो, किंबहुना 


१ नामीच्या नवऱ्याचा एक नातेवाईक होता. 
तो अलीमलेख याच्या कुळांतला भसून मोठा श्रीमान 
माणूस होता, त्याचें नांव बवाज असें होतें. २ मवाबी. 
रूथ नामीस म्हणांठी, मठा शेतांत जाऊं द्या म्हणजे 


अ० २:४-देःड 





असो. .. ते त्यास म्हणाले, परमेश्वर तुमचें अभीष्ट 
' करो.. ५ मग बवाज. कापणी . करणाऱ्यांच्या... मुकादमास 
म्हणाठा, ही. मुलगी कोणाची ? ६ कापणी करणार्‍यांच्या 
सुकादमाने म्हटलं, नामीबरोबर मवाब देशाहून आलेली 
ही मवाबी सुलगी होय; ७ ही मला म्हणाली, छुपा 
करून कापणी करणाऱ्यांच्या मागून पेंढ्यांमधला 
सरवा मला वेचूं द्या; ती तेथें येऊन सकाळपासून 
आतांपर्यंत. वेचीत आहे, थोडा वेळ मात्र. ती घरांत 
असली होती. ८ बवाज.. रूथेस म्हणाला, . मुली, 
ऐकतेस ना? तूं दुसऱ्याच्या शेतांत . सर्वा वेचावयासं 
येथून जाऊं नको; येथेंच माझ्या नौकराणी बरोबरे राहा 
९ हे ज्या.. शेताची . कापणी करीत आहेत. .. त्याकडे 
नजर ठेवून त्यांच्यामागून जा; तुला कांही. त्रास पोचू 
नगे.. अशी आज्ञा मीं या 'गब्मांस--दिली..नाहीं क्राय. 
तुळा; तहान लागल्यास तू भांड्यांकडे जाऊन या 
गब्यांनी भरून ठेविलेलें पाणी. पी, १० तेव्हां ती 
व्यास. दैडवत घालून म्हणाली, मज परक्य़ा खीवर आपण. 
'कृपाइष्ि करून माझा समाचार. घेतला याचे काय 
कारण वरे? ११ :बवाज तिला म्हणाला, तुझा पति 
मेल्यापासून तूं. आपल्या सासूक्लां कशी वांगलीस व तूं. 
कश्या प्रकारें. आपलीं. मातापितरें व. जन्मभूमि सोढून 


तुला अपरिचित -अशा लोकांत आलीस, ::ही. सविस्तर . 


हृक्तीकत मला समजली आहे. १२ परमेश्रर तुझ्या 
कृतीचे तुला फळ देवो; इस्राएलाचा देव : परमेश्वर 
यांच्या पॅखांभालीं तू आश्रयास आली आहेस, तो 
तुरा पुरें. पारितोषिक देवो. १२ ती म्हणाली, महाराज, 
आपली कृपादष्टि मजवर राहूं द्यावी; मी आपल्या कोण- 
त्याहि दासीच्या बरोबरीची नसून आपण मजशी ममतेने 
वोळन माझे समाधान केलें आहे. 
वेळो. बवाज : तिठा : म्हणाला, : इकडे - ये, भाकर 
खा; झा -केतींतं . आपली भाकर. बुडीव: त्या कापणी 
करेणाऱ्यांच्हन पेत्तीस ती बसली 4 त्यांनी तिला हुरडा 
दिला; तो (तिने पोटभर खाढथांवर क्रांहीं शिक्कक राहिला 
वेष ती सरगा  वेंकांगयांत निघाली तव्हा बवाजाने 
आपल्या गर्ज्यांस सांगितलें, तिला पेढ्यांते वेचूं द्या, मना 
१९ र 


वेचिला; आणि ती आपल्या सासूबरोबर राहिली 


१४.--भोजनाच्या | 


करूं: नका;. १६ आणि चालतां चालतां. पेंढ्यांतून 
मूठमूढ टाकीत जा; तिला वेचूं द्या, तिला. घमकावू नका. 

१७ तिनें या प्रकारें संध्याकाळपर्यंत सरवा वेचला. 

तिनें वेचून आणिलेला सरवा . झोडिला त्याचे “एफाभर सातू 
निघाळे. १८. ते घेऊन ती नगरांत गेली; तिने काय 
वचून आणिलें, ते तिच्या सासूने पाहिलें; तसेंच तिने 
पुरें इतके. खाऊन उरलेले - आणिलें होतें. तेंहि तिश्ा 
दिलें. १९ तिच्या सासुने तिला विचारिले, आज तूं कोठें 
सरंवा वेव्विला £ हे श्रम तूं कोठें केलेस ज्याने तुझा 
समाचार . घेतला त्याचें कल्याण होवो. मग आपण 
कोणोच्या शेतांत काम केलें ते तिनं आपल्या सासूला , 
सांगितलें; ती म्हणाली,..ज्या माणसाच्या शेतांत . आज़ 
मीं काम केलं. त्याचें नांव ववाज. २० नामी आपल्या 
खुनेस म्हणाली, ज्या परमेश्वराने जीवंतांवर ब मृतांधरहि 
आपली दया करावयाचें. सोडिले नाहीं, तो त्याचं. 
क्रल्याण- करो. नामी. तिलाः आणखी म्हणाली, हा माणूस 
आपल्या .आतप्तांपैकी आहे, एवढंच नव्हे तर आपलें 
वतन सोडविण्याचा. त्यास* हक्क भाहे. २१ मग मबाबी 
ख्थेने सांगितलं की तो मला असेंहि व्रोळला कीं. माझे 
गडी सर्वे कापणी करीत तोंपर्यंत त्यांच्या मागोमाग 
राहा. : २२ नामी. आपली सून रूट हिला म्हणाली, 

मुली, ते. त्याच्याच . नोकरिणींबरोबर जावे, 


शेतांत ते. लोकांस आढळू नये हं भरे. 


२३ या. प्रकारे. सातूंचा भाणि गव्हांचा हंग्राम 
संपेफ््यंत तिने बवदाआच्या  नोगरिणींबरोबर सरबा 


>... $ तिची सातू नामी तिला म्हणाली, - तुझें 
छे. डल्याण: व्हावे म्हणून तुजसाटी एकादे स्थळ महा 
पाहावयास नको. काय £ २ तर हॅ पाहा, 

नोरिगींबरोबर तूं. राहिलीस तो. षवाज आपला: क्षा 
नहहे. काय? तो आज रात्री खळ्यांत सातू उफणणार 
आहे; १३ तर तै. नाहणमाखण कर बर चांगठी. प्रे लेऊत 
खेळयांत जा, पण त्याचें खार्णेपिणे संपेपर्यंत त्याच्या 
नजरेस पड नको. ४ तो कोटं निजतो तें पाहून ठेव 
आणि तो निजला म्हणजे दू. जाऊन त्याहवा-पार्यावरचे- 


२८५ 


भ० देः४-४५६ 





पांघरूण काढून तेथें निजून जा; मग काय करावयाचे तें 


तोच तुला सांगेळ. ५ ती म्हणाली, तुम्ही सांगतां: तें 
सगळें मी करीन. ६ तिने खळ्यांते गेल्यावर आपल्या 
सासूच्या सांगीप्रमाणें सवे कांहीं केलें. ७ खाणेपिणे 
आटोपल्यावर त्याचें चित्त प्रसन्न होऊन तो जाऊन' 
धान्याच्या राशीच्या केडेशीं निजला; मग ती . गपचूप 
जाऊन त्याच्या पायांवरचें पांघरूण काहून तेथें निजली. 
८- मध्यरात्र उलटल्य़ावरः तो मनुष्य दचकून जागा 
झाला आणि वर डोकें. करून पाहतो तों. आपल्या 
पायांपाशी कोणी त्री निजलेली आहे असें त्याच्या 
दृष्टीस पडलें. ९ तेव्हां तो तिला म्हणाला, तू कोण 


आहेस १ ता म्हणाढा, मा. आषलीः दासी ख्थे आहे; याः र 
अरे. गरहस्था, 
व्या 

त्यांस 'तो 'म्हणाल्तर; म्ही इकडे येऊन बसा; आणि तेहि. 
'मंचांब देशाहून नामा. आटो आहे: ती. तुझा-माझा बांधव 


आपल्य़ा दासीला आपल्या' पांघरूणाखालीं ध्या: क्रारण 
आमचें वतन सोडविण्याचा हक आपऱ्याला आहे. '१० तो 
म्हणाला, मुली, परमेश्वर तुझे. कल्याण करो, तूं पहिल्या- 
पेक्षां दुसर्‍या खेपेस अधिक प्रेमळपणा दाखविलास;. 
कारण श्रीमंत किंवा गरीब अश्या क्रोणाहि तरुण पुरुषाच्या 
नादा तू लागली नाहॉस. . ११. तंरे मुला, भिऊं नक; 
तूं म्हणतेंस नसे मी तुझ्यासंवंध्रानं कांरतों: कारण माझ्य़ा 


गांवच्या - सवे लोकांस. ठाऊक आहे कीं तूं सद्ठुणी 
क्ली आहेस. १२ मी” तुझे वतन सोडवावयाजोगा. 


जवळचा आप्त आहे खरा, तथापि माझ्याहूनहि जवळचा. 
आणखी एक आप्त आहे. १३ तृं रात्रभर येथं राहा, 
आणि. सकाळीं तो. तुजसंबंधानं 


तयार झाळा तरं बरेंच: त्याला तै कस दे: पण तुझ्या” 


संबंधाने आप्तकर्तेव्य करण्यास तो कयृल झोला ' नोंदी, 


अपश. मो ते करान: 
«पायां 


तर परमेश्वराच्या ' जाविताची 
सकाळपर्यंत निजून राहा. १४ तो :त्याच्या- 


पहाटे होईपर्यत निजून राहिटी, आणि मनुष्र्यःमनुष्याला । 


ओळखतां. येण्यापूर्वी -ती'- उठलो; कारणं ववाजाने/पकिला 


सांगितलें होतं कॉ. खखळ्यांत कोणी खा आला होता हर 


कोणाला -केळतां कामा “नये. १ १५ तो. तिला म्हणाला 
तुझ्या . अंगावरची चौंद्र आणून पसरून. घर; तिस 
ती: पसरिंल्याबर त्याने सहा मापें सातू. मापून तिच्या 
पद्रांत.* टाकिले. व<' तिच्या खांद्यावर ठांवेले; मग 


२९७ 


राहा; 
लाविल्याशिवाय- राहावयाचा नाहीं. 


आप्तक्रतेव्य करण्यास । 





तो" गांवांत सेल. .१६ सासूकडे ती आली तेव्हां ती तिला 


| स्हणाली, माझ्या मुली, कसें काय झालें तेव्हां त्या 


माणसानं कायकाय केलं तें तिनं तिला सगळें सांगितले. 
१७ तिनं. सांगितलें कीं सहा भाषे सातू त्यानं मला 
दिले; तो म्हणाला, आपल्या सासूकडे िक्राम्या हातीं 
जाऊं नको. १८ 'ती म्हणाली, मुली, या. गोष्टीचा 
कसा काय परिणाम होतो हें समजेपर्यंत तूं स्वस्थ 
कारण आज तो मनुष्य ह्या मोष्टींचा शेवट 


१ हूकडे ववाज वेज्ींत जाऊन बसला; 
९ इतक्यांत बवाज॑' ज्या जवळच्या आप्ताविष्यां 
बोलला: होता तोहि. तेथें आला: तेव्हां हा म्हणाला, 
: येंभ्र येऊन बैस: 'तेव्हां तों जांऊन तथे 
* 'अग* मांवांतींल दह्य.- वडील पुरुषांस. वोलावून 


३ मग तों. त्याः जवळंच्या:- आप्तास म्हणाला. 


अँलीमटेर. ' यांच्या शेताचा: 'वतनभाम विकींत आहे: 
&॑तर . मला वाटते. की! तुझ्या” कानावर .ही गोष्ट. 
घालावा, आणि येथे. बसलेले लोक व. साझ्या-टोफांच 
वडाळल जन यांच्यासमश्भ तू ती. जंमोन खरेदी करावा. 
तुला ता : सोडवावयाचा . असली : ज्र :व्सोडीव; ता 
सोडवावयाची नसली. तर . 'तमे सांग म्हणजे 
मळा समजेल: 'कारण तो सोडविणारा तुझ्यावांचून 
दुसरा कोणी इतक्रा जवळचा आत नांही: .तुझ्य़ामागून 
मांझा हक्क. आहे. : तो अहणाला; “मॉ. ताः सोडवितो. 


| '५ वेवाज : म्हणाला, तो जमान ज्या दिवा तूं नामोच्या 


हात्तून.. विकत. घेज्ील .. ऱ्या दिवशी आताचा खरा 
मवाबा- रूथ हिच्या : हातूनाहि ती. तुला. विकत घ्यावा 
छागेल: येए्माठी : को मयताचं::ज्ञांय त्या वतनाला कायम 
६..तेऱ्हां तो जवळचा भा म्हग्राला, मला तें 
कतक्त “ोषवित्रा येत नाहो; . कारण ।तझुहें(ऐमाझ्य! 
वतत्यचा .बिश्वाड : व्हावयाचा; : तर माझा सो डवि- 
प्यराचा-- हक-.. तू. . घे, . कारण: माझ्याने. तें. ऐोडववत 
-. १ पाऊ्भेळू*ती गांवांत गली: 





रूथ-१ शमुवेल 


अ० ४५६-१ शॉ. १५६ 





नाहीं. ७ वेतन सोडविणे. वह्यांची "अइलावद्दक. करजे. | पेरेसाच्या :घराण्यांसारखें तुझे. घराणें या नववधूच्या पोटीं 


हे व्यवहार पक्के. करण्याची इेखाऐल> लोकींत : प्राचॉम' 


काळीं अक्षी वहिंचाट होती कॉमनुष्य “आपले पायतणे- 


काढून: दुसंऱ्यासे देत” असे; रमाण 'पंटविण्याची* इत्ाएठः 


लोकांत हींच * चाल? होतीः* ट'.. तों. जवळचा आफ 


बवाजास म्हणाला, तूंच-तें वतन संपांदनकेखून घे. मग 
त्यानें आपळं पायतण काढिलं. ९ बवाज त्या वडील 
मंडळीस व सर्व लोक्रांस म्हणाला, आज तुम्ही साक्षी 
आहां कीं जें कांहीं अलीमलेखाचें आणि खिल्योन व 
महलोन यांचें होतं ते सव मीं. नामाच्या हातून 
घेतलं आहे. १०८ याखेरीज महलोनाची ख््रा. मवाबी 
रूथ माझी. बायको व्हावा म्हणून. मा. तिचें 
संपादन करोत आहेः त॑ ग्रासाठी काँ मयताचे -नांव 
त्याच्या वतनांत कायम राहावं, सझताचं. नांव. त्याच्या 
भाऊबंदांतून व त्याच्या गांवच्या वेशींतून नष्ट. होऊ 
नये: याविषयीं तुम्हा आज साक्षी आहां. ११ तव्हा 
वेशींतले सेंगळे लोक व यडाळ जन म्हणाले. आम्ही 
साक्षी आहों; हो जा खरी तुझ्या ग्रटीं येल आहे तिथें 
परमेश्वर इस्राए घराण्याची स्थापना केरणाऱ्या राहेल 
व लेआ यांच्यासारखे करो: एफ्राथा येथे तू मोठा 
कर्ता पुरुष हो; बेथलहेमांत तुझी. प्रस्याति होवो: 
१२ आणि तामारेच्या पोटो ' यहूदापासूनं . झालेल्या 


, परमेश्वर जें संतान देईल त्याच्यायोगें होवो. १३ मग 
-बवांजाने रूथेशीं .लम्न केलं वःती त्याची स्री झाला. तो 
तिजपागी गेला तेव्हां परमेथर्राच्या दयेने तिच्या पोटीं 
गर्भ सहून तिछा पुत्र झाला.: 9४ तेव्हां स्रिया नामीस 
म्हणाल्या, परमेश्रर धन्य आहे, त्यानं तुला तुझें वतन 
सोडबिणाऱ्या जवळच्या आप्ताविरहित ठेविलं नाहीं; 
त्याचें नांव इस्राएलांत प्रख्यात होयो. १'५ हा तुझें पुनर॑- 
ज्जीवन करणारा व वृद्धापकाळीं तुझा प्रतिपाळ करणारा. 
होवो: कारण तुझी सून जी तुजवर प्रांति करते व जी 
तुला सात. पुत्रांहून *अधिक आहे. तिला हा पुत्र झाला 
आहे. १६ मग नामीनं त॑ मूल उचळून आपल्या उराशी 
धरिले व तौ. त्याचा दाई बनला. १७ नामीला 
पुत्र झाला असें म्हणून, शंजारणींनीं. त्याचं नांव 
ओबेद असें ठेविलें. तो. हशायाचा बाप च दाविदाचा 
आजा 'होय. न 

१८ पेरेसाचा वंशावळ ही: पेरेसाला हेखोन 
झालां; १९ हेखोनास रांम. झाला, . रामास. अम्मीना- 
दांव झाला, ' २० अम्मीनादाबास नहशोन झाला, 
नहशोनास सल्मोन' झाळा, २१ सल्मोनास बवाज 
साळा; बवाजास ओवेद झाला, २२ ओबेदास इय 
झाळा आणि इद्यायास दोवाद झाला. 


१ शमुवेळ 


१ घफ़ाइमाच्या डोंगराळ प्रदेशांतीळ रामाथा- 

६ इंम-सोफीम नामक नगराचा रहिवासी एक पुरुष 
होता, त्याचं नांव एलकाना. बिन यरोहाम विन 

* एलीहू बिन तोहू बिन - सूफ एफ़ाइमी असें होतें. 
२ त्यास दोन बायक्रा होत्या. एकीचे नांव हतन्ना व 
दुसराचें नांव. पनित्ना; पनिन्नेस मुलंवाळें झालीं होतीं, 
पण हत्नेस क्रांही अपत्य नव्हते. 4 हा पुरुष दर वर्षी 
आपल्या' नससहून सैन्यांचा : देव परमेश्वर . याचा 


आराधना करण्यास व दीमवळि अर्पिण्यास दिलो येथं 
जात असे. एळटीचे दोन पुत्र हफनी व फिनहास हे 
परमेश्वराच याजक तथं असत. ४ एलकांना यज्ञ. करो 
तेव्हां तो आपली स्त्री पनिन्नञा हिला व तिच्या सव 
पुत्रांस- व कन्यांस बाटे देत. अस. ५ हत्नेस तो. 
दुप्पट वांटा दडे; कारण तिच्यावर त्याचा प्रांत असे; 
परंतु परमेश्वराने तिचा कूस बंद केली होती. ५ परमे-. 
श्ररानं तिची कूस बंद केला हॅ पाहून तिचा . सकत 


२९१: 


अ० ११६-२४१. 
_ मनस्वी . चिडवी, तेणेकरून. ती कुढत राही. 


७ किलोस जाण्याचा त्याचा हा परिपाठ वषीलुवषे'। 
होता, आणि .हन्ना. परमेश्वराच्या मंदिरी गेली म्हणजे: 


पनिन्ना तिला चिडवीत असे; तेव्हां. ती रडे व कांहीं 
खात नसे. ८ तिचा. पति एलकाना तिल एकदां 
म्हणाला, हत्ता, तू कां रडतेस? तूं अन्नपाणी कां 
वजिलें £ तुझें हृदय लिन्न कां! मी तुला. दहा पुत्रांपेक्षां 
अधिक नाहीं काय १ % दिलो येथें. त्यांचें . खाणेपिणे 
आटोपल्यावर हत्ता उठून गेली. त्या प्रसंगीं परमेश्वर- 
मंदिराच्या हाराच्या बाजूस एली याजक . आपल्या 
आसनावर बसला होता. १ तिचें.मन व्यथित झाल्यामुळें 
तो परमेश्रराची करुणा भाकून ढळढळां रडली. ११ ती 
म्हणाली, हे. सेनाधीश परमेश्वरा, तूं. आपल्या ह्या 
दासीच्या वुःखाकडे खरोखर अवलोकन करिशील; 
माझी आठवण करिशी, आपल्या दासीला . विसरणार 


नाहींस, आपल्या दासीला पुत्रसंतान देशील, तर तो. 


आयुष्यभर .. परमेश्वराचा व्हावा एतदर्व- मी . त्यास 
समर्पण :क्ररीन; त्याच्या डोक्यावर वस्तरा फिरविणार 
नाहीं; असा. तिनें नवस केला. १२ परमेश्वरापुढे ती 
अज्ञी करुणा. भाकीत असतां एली .. तिच्या सुखाकडे 
पाहत होता. १३ हश्ना मनांतल्या मनांत बोलत होती, 
तिचे ओठ हॉलत होते; . पण तिचा. शब्द ऐकूं येत 


नव्हता; म्हणून एलीस वाटलें कीं ही दारूच्या निशेंत. 


'असावी. १४ एली तिला म्हणाला, तू अशी . कोठवर 


निद्रेत राहणार? तूं ह्या आपल्या द्राक्षारसाच्या निशेंतून 


मुक्त हो. १५ हत्ता त्यास म्हणाली, माझे स्वामी, मी- 
दुःखित हृदयाची ल्री आहें: मीं द्राक्षारसाचें किंवा दारूचे 
सेवन केलेलं नाहीं, मी परमेश्वरासमोर. मन मोकळे 
करून बोलत होते. १६ मी आपली दासी कोणी अधम ह्री 
आहे. असें समजू नका; मला चिंता व क्रेश मनस्वी झाल्या- 
मुळें मी एवढा 'वेळ बोलत होते.. १७ तेव्हां एली 
तिला म्हणाला, तू सुखाने जा; इस्राएलाच्या देवाकडे 
जें मार्गे तं केट॑ आहे तें तो देवो. १८ ती 
म्हणाली, ह्या आपल्या. दासीवर आपली शृपादृष्ि होवो. 


मग त्य़ा ख्रीनें परत जाऊन अन्नच सेवन केलें, व यानंतर 
२९९ 








राहा;. परमेश्वर आपळें वचन पुरें. करो म्हणजे. झारे 
तेव्हां ती .खरी राहिली, आणि त्याचें दूध तुटेपर्यंत. तिनें 
त्याला स्तनपान दिलें. २४ त्याचें दूध तोडिल्यावर ती 
त्यास: घेऊन. गेली; . तिने. तीन . गोऱ्हे, .'एक एफाभर 
सपीठ, एक बुघलाभर. द्राक्षारस बरोबर घेतला आणि 
ती शिलो येथें परमेश्वराच्या मंदिरी मुलास घेऊन गेली; 
तो त्या वेळीं. केवळ बालक होता. २५ त्यांनीं गोऱ्हा! बळी 
दिळा आणि त्या बालकास. एलीकडे नेलें. २६ तेव्हां 
हल्ला. म्हणाली, माझे स्वामी, आपल्या जीविताची 
झेपथ, माझे स्वामी, जी त्री आपल्याजवळ एथे उभी 
राहून परमेश्वराची प्रार्थना करीत होती तीच ख्री मी 
आहें. २७ याच बालकासाठीं मी प्रार्थना करीत होत्यें. 
परमेश्वराकडे जें मागणें मी केलें ते त्यानें मला दिलें 
आहेः २८ तसेंच . मींहि या बालकास परमेश्वराच्या 
स्वाधीन केलें आहे, तो :परमेश्वरास आमरण दिला भाहे. 
तेव्हां एलकानानें तेथें परमेश्वराची आराषना केशी. 
हन्ना हिनेंप्राथा केली ती ही 

4 परमेश्वराच्या ठायी माझें हृदय डंग्लालत आहे; 
परमेश्वराच्या ठायीं. माझ रंग उन्नत झालें आहे. 

माझें सुख मात्व्या शत्रंविर्द उघडले आहे. 


$.डसुवेल "अर २९५१-२१ 











: कारण तूं केलेल्या उद्धारानें मला-आनंदःझेंत भाडे: | :- तो. त्म़ांच्यावर-जाकाशांतून गर्जे; . . 
-<२ परमेश्वरासारखा :पवित्र कोणी नाहीं. : परमेश्वर एथ्वीच्या दिंगंतापर्यंत-म्याय करील; 
कारण तुझ्याशिवाय कोणी: नाहींच; -: : तो आपल्या राजास बल देईल, 
. :भासच्या वेबासार्खरा:दुर्गे कोणी: नाही. : तो आपल्या. अभिषिक्ताचें शग उन्नत करील, 
२ अवोर्ने एवढे: फुगून आतां कोरं नका; ११. नंतर: एळकाना “रामा येथें आपल्या घरीं गेला 


3. . तुमच्या सुखांदून: उंन्मत्तपणातें -थाषण न निघो ज:> आणि तो 'चालंक' एली प्थॉजॅकाच्या नजरेखाली परमे. 


कारण. परमेश्वर ज्ञाता देव आहे; -- | श्वराची सेवा करूं लांगला 
तो सर्वे कृति तोळून पाहतो. ः १२ एलीचे पुत्र अधम होते; त्यांना परमेश्वराची 
४ हर्‌ वीरांची धनुष्यें भंगून गेलीं. आहेत. ओळख नव्हती. :१३ -लोकांसंबंधानें. याजकांची वहि- 
जे लटपटत- होते. त्यांच्या .कमरेस-बलरूप कमरबंद “| वाट .अक्षी होती कॉ कोणी मंनुष्य होमबलि अर्पिण्यास 
चढविळा: आहे. आला'तर- मांस शिंजंत- अस्ता. थाजकाचा ' चाकर हातीं 
५ जे पोटभर. खात: होते.ते अन्नासाठी. मोलमजुरी |:त्रिधूळ घेऊन तेथें येई,..१ ४ आणि' परातीत, गंगाळांतं; 
करीत. आहेत; *:.. !. कढईत 'अथवा > .तपेल्यांत ** त्रिशूळ: “भारून :'जितकें 


सोंस॑ः त्यास: लांगे “ तितके याजक ' स्वतःसाठी - घेई: 
थिलो “येथें जे इलाएल*कोक- येत त्यांच्याशी .ते असाच 
'व्ववहार करीत. * .:१५.-”वपेचें हवन करण्यापूर्वीच . 
याजकाचा * चाकर येऊन :' यैज्ञकर्त्यांस म्हणत : असे: 
भाजावयासाठीं याजकास - मांस दे, तो : तुजपासून 
शिजळेलें. मांस . घ्यावयाचा “नाहीं, तर कर्चेच घेईल. 
१६ . पहिल्यानें वपेचें हवन होईल, :मग. तुला वाटेल 


जे श्वुधित होते:: त्यांस. आतां आराम प्राप्त झाला 
आहे. 
वंध्येला सात मुलें झालीं आहेत: 
बहुंपुत्रवती क्षीण झाली आहें. 
६' परमेश्वर प्राण . हरण ' करितो : आणि: प्राणदानहि 
*_.“ करितो; 
तो खालीं अधोलोकीं. नेतो आणि. . तो वरहि 


आणतो. “र तितर्के धे, असें जर यक्ञकर्ता त्यास .म्हणाला तर तो 

७ परमेश्वर निर्धन करितो व धनवान्‌हि करितो;  * | म्हणे, नाहीं, आतां. दे, नाहीं तर मी जबरीने घेईन. 
तो अवनत करिंतो व उन्नतहि करितो.: : “%|.१७. हें त्या तरुणांचे पाप परमेश्वराच्या दृष्टीनें फार 
८ तो केंगालांस धुळींतून उठवितो, 'घोर होते; कारण त्यामुळें. लोकांना परमेश्वरासाठी 


अर्पण आणण्यांचा वीट आला. . 
, १८ शसुवेल बाळ . सणाचे एफोद धारण करून 


दरिद्यांस उकिरड्यावरून उचलून उभे करितो, 
- म्हणजे. मग. ते. सरदारांच्य़ा शेजारीं बसतात, 


आणि ब्ैभवी सिंहासन त्यास प्राप्त होतें; _ परमेश्वराची : सेवा. करीत असे.. १९ त्याची आहे 
कारण पृथ्वीचे आधारस्तंभ - परमेश्वराच्या हातचे । त्याच्यासाठी एक लहानसा झगा तयार करी आणि दर 
आहेत, वषी आपल्या 'प्रतीबरोबर वार्षिक यज्ञ करावयास येई 
«त्यांवर: त्यानें दुनिया ठेविली आहे. त्या वेळीं त्याला तो देत असे. २० एलोनें एलकाना व 
९ ठो. झापल्या अत्तांचीं पावलें संभाळीळ त्याची . क्ली यांस असा आश्शीवीद - दिला कीं. तुम्हीं 
पण. दुष्ट अंधारांत स्तब्ध पडून राहतील, मागून घेतलेला परमेश्वराच्या स्वाधीन केला त्यांबद्दद 


कारण. कोग्रीहि मानव आपल्यांच . बलाने विजयी 
परमेश्वराशी झगडणाऱर्‍यांचा चुराडा. होईल 


परमेश्वर तुला या ल्लीपासून* संतति देवो. मग तां 
उभयतां आपल्या घरीं. गेलीं; २१ आणि परमेश्वराने 
'हन्नेवर.. अनुग्रह केला व ती गर्भवती . होऊन तिला 
रु९र्डे 


अ० २५२१-३ेः५ 


१ झसुवेल 





तीन पुत्र व दोन कन्या झाल्या.. इकडे शमुवेल बाळ 


परमेश्वरासमोर वाढत गेला 


२२ एली फार वृद्ध झाला होता; त्याच्या पुत्रांनी 


सगळ्या इस्राएल लोकांशीं कसकसा व्यवहार केला आणि 
दर्शनमंडपाच्या. दाराशी सेवा करीत असलेल्या स्त्रियांशी 
त्यांनीं कसें कुकर्म केलें हे सवे त्याच्या. कानावर आलें. 
२३ तेव्हां तो त्यांस म्हणाला, तुम्ही असलीं कर्मे कां 
करितां £ तुमची कुकर्मे या. सवे . लोकांकडून माझ्या 
कानीं आलीं आहेत. २४. माझ्या मुलांनो, . असें करु 
नका; माझ्या . कानावर जो बोभाटा येत आहे तो कांहीं 
डीक नाहीं; तुम्ही परमेश्वराच्या. प्रजेकडून पातक करवीत 


करील £ तरी पण: ते आपल्या पित्याचा शब्द. ऐकतना, 
कारण देवाला त्यांस मारून टाकावयाचें होतें. २६ इकडे 
शसुवेल बाळ हा वाढत गेला; परमेश्वर व मानव त्याच्या- 
वर प्रसन्न होते. 


२७ मग देवाचा एक मनुष्य एलीकडे जाऊन म्हणाला 


परमेश्वर असें म्हणतो, तुझ्या. मूळ पुरुषाचे कुटुंब 
मिसरांत फारोच्या घरीं दास्य करीत होतें तेव्हां त्यास 
मी प्रगट झालों होतों कीं नाहीं £ २८ तसेंच त्यानें माझा 
याजक व्हावे, माझ्या वेदीवर यज्ञ करावे, धूप जाळावा 
आणि माझ्यासमोर एफोद ल्यावें म्हणून इस्लाएलाच्या 


सवे वंश्ांतून त्यास मीं निवडून नेमिळें होतें कीं नाही £ 


आणखी तुझ्या मूळपुरुषाच्या घराण्यास इस्लाएल लोकांचीं 
सवे इब्यें मीं दिलीं कीं, नाहीं १ २९ माझ्या मंदिरी जीं 
होमार्पणें व अन्ना्पणें अर्पिण्याची मीं आज्ञा दिली आहे 
त्यांस तुम्ही कां लाथ मारितां १ आणि मझे लोक इस्रा- 
एल यांनीं केलेल्या अपेणांपैकीं सर्वोत्तम अर्पणे खाऊन 
तुम्हीं लर व्हावे म्हणून तूं आपल्या पुत्रांचा माझ्याहून 
अधिक आदर कां करीत आहेस १ ३० यास्तव इल्ला- 
एलाचा . देव परमेश्वर म्हणतो, तुझें घराणें. व तुझ्या 
बापाचे घराणें मजसमोर निरंतर चाळू राहील असें 
मीं म्हटलें होतें खरें, पण आतां परमेश्वर म्हणतो, असें 








माझ्या हातून : न. घडो; कारण जे माझा आदर 
करितात त्यांचा मी आदर . करीनं आणि जे मला 
तुच्छ मानतात त्यांचा अवमान होईल. ३१ पाहा, मी 
तुझा बाहु व तुझ्या पितूकुळांचा बाहु उंच्छेदीन, व 
तुझ्या घरीं कोणीहि वृद्ध माणूस सांपंडावयाचा नाहीं, 
असे दिवस येत आहेत. »२२ देवाने इस्राएल लोकांचा 
कितीहि उत्क्षे केला: तरी माझ्या घरादाराची दुदेशा तूं 
आपल्या डोळ्यांनीं पाहशील; तुझ्या' घराण्यांत कोणीहि 
म्हातारपण पाहणार. नाहीं. ३२ तुझे डोळे क्षीण होतील 


'व. तुझे मन. शोकाकुल. होईल; तरी पणः-तुझ्या कुळां- 
:तील सवच पुरुषांचा उच्छेद करून त्यांस. मीः आपल्या 
आहां; २५ कोणीं मनुष्याने दुसऱ्या मनुष्याचा अपराध |: 
केला. ततर न्यायाधीश त्याचा न्याय निवडील, :पण कोणीं. 
परमेश्वराविरुद्ध: प्रातक केलें :तर- त्याचीं वकिली कोणंः 


' वेदीपासून दूर करणार नाहीं; तुझ्या घरीं उत्पन्न होतील 
*तेवढे पुरुष भरज्वानींत : मरतील. २४ तुझें दोघे पुत्र 
,हफनी व॑फिनहास यांजवर आरिष्ट येईल, हाच तुला 


इशारा होईल; ते दोघेहि एकाच दिवशीं सत्यु पावतील; 
३५ आणि मी आपल्यासाठी एक 'विश्वासू :याजक निर्माण 


:करीन; तो माझ्या चित्तीं व माझ्या मनीं जें आहे त्या- 


प्रमाणे क्‍्तेल; 'मी त्याचें. घराणें कायमचें स्थापीन आणि 
तो माझ्या अभिषिक्तासमोर निरंतर वर्तेल. ३६ तुझ्या. 
घराण्यांतठा जो कोणी वांचून राहील तो चवलीपावली- 
साठीं व कोरभर भाकरीसाठी त्याजपाशी जाऊन 
त्याला दंडवत घालील व म्हणेळ कीं याजकपणाचें 
कोणते तरी काम मला द्या म्हणजे मला. घासभर 
अन्न मिळेल. 

५ झामुवेल बाळ एलीसमक्ष परमेश्वराची सेवा 
करीत असे. त्या कालीं परमेश्वराचे वचन दुळेभ 
झालें होतें; त्याचे दृष्टांत प्रायः होत नसत. २ त्या 

समयीं एकदां असें झालें कीं एली आपल्या ठिकाणीं 
निजला होता, (त्याची दृष्टि मंद होऊं लागली होती 
म्हणून त्यास दिसत नव्हते, ) ३ देवाचा दीप अजून 
मालवला नव्हता, आणि शसुवेल - परेश्वराच्या 
मंदिरांत जेथें देवाचा को होता तेथें निजला होता. 
४ तेव्हां परमेश्वराने शसुवेलास हाक मारिली; तो 
म्हणाला, काय आज्ञा? ५ मग तो एलीकडे धावत 


,जाऊन म्हणाला, काय आह्ञा १ तुम्हीं मला हाक मारिळी. 
_ रेरढ | 


*१ झसुवेल 





_ म्हणाला, 'मीं हाक मारिली नाहीं; . परत 
जाऊन नीज; त्यावरून तो परत जाऊन निजला. 
६ पुन: परमेश्वराने दामुवेला, शमुवेला;, अशी हाक 
मारिली. तेव्हां शमुंवेळ उठून एलीकडे जाऊन म्हणाला, 
काय आज्ञा. १ मला तुम्हीं हाक मारिली. तो म्हणाला, 
मुळा, मी तुला हाक मारिली नाहीं; परत जाऊन 
नीज. ७ अद्यापि शमुवेलास परमेश्वराची ओळख 
झाली. नव्हती, आणि परमेश्वराचा आदेदा त्यास 
झाला नव्हता. ८ परमेश्वराने रामुवेलास तिसऱ्यानें 
हाक मारिली, तेव्हां. तो उठून एलीकडे गेला आणि 
म्हणाला, काय आज्ञा १ तुम्हीं मला. हाक मारिली. पर- 
मेश्वर त्या बालकास हाक मारीत :आहे असें एली 
आतां.. समजला. ९ तेव्हां एली. शमुवेलास म्हणाला; 


जाऊन मीज, आणि त्यार्ने पुनः हाक मारिली तर म्हण, 
हे परमेश्वरा, बोल, तुझा दास ऐकत आहें. मगं शमु- | ” ४” 
वेळ. जाऊनं आपल्या जागीं निजला. १० तेव्हां पंर- 


मेथर. येऊन उभा राहिला, आणि परलिल्याप्रमाणें 
झसमुवेला, शसमुवेला, अशी त्यानें हाक मारिली, तेव्हां 
डामुवेळे म्हणाला, . बोल, तुझा दास - ऐकत आहे. 
.-११ परमेश्वर शमुवेलास म्हणाला, पाहा, मी इस्लाएलांत 
अश्ती एक. गोष्ट करणार आहें कीं ती. जो कोणी 


ऐकेल त्याचे दोन्ही. कान भणभणतील. . १२ एलीच्या 


- घराण्याविषयीं जे कांहीं. मी बोललो आहें तें सर्व अथ- 
पासून इतिपर्यंत त्या दिवशीं मी पुरे करीन. १३ मीं 
त्यास' सांगितलें. आहे कीं त्याला : ठाऊक  असलेल्यां 
अधेमोस्तंव मी त्याच्या घराण्याचें: कॉयमचें . पारिपत्य 


करीन, कारण त्यांचे पुत्र स्वतःस. शापपग्रेस्त: : करीत 


भेसतां. त्यानें त्यांस आवरिळें नाहीं. १४ -थोस्तव मीं 
एलींच्या : घराण्याविषयीं अशी :-शपथ केली आहे कीं 
- एंलीच्या. घराण्यांच्या पॉतकावें- क्षालन यज्ञ. व “अपण 
' यनी" औैदाचि व्हावयाचे नाहीं. १५ मग दासुवेल सकाळ- 








.. शंसुविखस मेथे वाटले. १६ एकीने ..शसुवेत्रास हाक 
मारून? बहेंटळे, “ सुला; दामुंवेला, तेव्हां 





अ० देः५-४५६ 





काय आज्ञा १? १७ तो म्हणाला, परमेश्वराने तुला 


गोष्ट सांगितली ती कोणती £ मजपासून ती. लपवू 
नको; तुला जें कांहीं. तो बोलला. आहे त्यांतले कांडीं- 


एक तै. छपवून ठेविश्ीळ तर देव तुझें तसें किंब- 


हुना अंधिक शासन करो. १८ झसुवेलानें त्यास सर्वे. 
कांहीं सांगितलें, त्याजपासून कांहीं छपविलें . नाहीं. .मग 
तो. म्हणाला, परमेश्वरच तो, त्याला जसें बरें वाटेल 
तसें तो करो. १९ झासुवेळ वाढत गेला; परमेश्वर 
त्याच्यासमागर्मे असे व त्याचें कोणतेंहि वचन त्यानें 
वायां . जाऊं दिलें नाहीं. .२० दानापासून बैर-शेया- 
पर्यंत. राहणाऱ्या सवे. इस्लाए७ह लोकांस विदित झाले 
कीं. शमुवेल हा . परमेश्वराचा. संदेष्टा व्हावयाचा ठरला 
आहे. २१ परमेश्वराने शिलोत पुनः दर्शन दिलें, म्हणजे 


" परमेश्वर : आपल्या. वचनाच्या द्वारें . शसुवेलास. प्रगट 


झाला. १ शसमुवेलांची ही हकीकत सवे इत्राएलांत 
९ पंसस्ठी 

यानंतर इस्लाएहळ लोक पलिष्ट्यांशी लढण्यास 
निघाले; त्यांनीं एबन-एजर येथें तळ दिला, आणि पलिष्ट्यां 
नी अफेक येथें तळ दिला, २ पलिष्टयांनीं. इथ्याएलाशी 
सामना . करण्यासाठीं व्यूहरचना केंली; लढाईस तोंड 


| लागून ' पलिष्ट्यांपुढें इस्राए७छ॑ लोक पराभव पावले; 


वःत्यांनीं त्यांच्या सेनेपैकीं सुमारे चार हजार पुरुषांची 
रणांगणात कत्तल. केली: ३ लोक: छावणींत परत आले 


' तेव्हां इक्लाएलाचे वडीळ. जन म्हणूं लागले, परमेश्वराने . 


आज आमचा पलिष्टयांकडून पराभव कां. होऊं दिला £ 
तेर * परमेश्वराच्या - कराराचा: -कोश॒ .शिलोहून आपण 
आणूं या; तो आपल्यामध्ये: आला तर'- शत्रच्या हाता- 
तून * आपला. -:बचाव होईल. ४ तेव्हां लोकांनी 
शिलोसं: माणसें. पाठवून तेथून सेनाधीश परमेश्वर जो 
कॅर्कार्ढ .असतो त्याच्या कराराचा कोश. आणविल्ा: 

देवांच्या कराराच्या कोशाबरोबर . :एलीचे : दोघे ::पुत्र 


.  हॅफमी व फिनहास हे होते; ५. परमेश्वराच्या करारॉंचा- 
मौदिराची कवाडे उंघडिळी. . हा दृष्टांत एंलोस कळविण्याचें 


कध. छावणींत- आला तेव्हां सवे इलाएलांनीं एवढा 
जॅब्रघोष केला कीं त्याने भूमि देणाणली. ६ हा जय 


₹९५ 


ग. ७६-५५  . ..__ १शहुवेळे . 


. आहे. ७ तेव्हां .पलिष्टी भयभीत होऊन म्हणाळे,. 
देव छावणींत आला आहे; हाय, हाय, आतां आमचें 
काय होईल ! अशी गोष्ट पूर्वी कधीं झाली. नव्हती.. 
८ हाय, हाय, आतां आमचें. काय होईल ! अशा प्रताची 
देवांच्या हातून आमची सुटका कोण करणार !. ज्यांनीं. 
रानांत मिसरी लोकांस तऱ्हतऱ्हेच्या पीडांनीं पीडिलें 
तेव हे देव होत. ९ तर अहो पलिष्टयांनो, हिंमत घरा, 
मर्दाप्रमाणें वर्ता; इत्री तुमचे दास होऊन 
. आहेत तसे तुम्ही त्यांचे दास होऊं . नका; तर 
मर्दीप्रमाणें वर्ता, युद्ध करा.. १० मग: पलिष्टी खवळे 
आणि इ्लाएल लोक पराभब पावून : सगळे. ऑप 

मोंठी 


कृद्द व अंगाने. जड असल्यामुळें त्याची मान मोहून तो 
मृत्यु पावला. तो चाळीस वर्षे इत्वाएलाचा शास्ता होता. 
१९ त्याची सून. फिनहहासाची बायको ही गरोदर 
असून. तिचा प्रसूतिकाळ जवळ. आला होता; देवाचा 
नेशा आणि आपला सांसरा व नवरा. हे. मृत्यु. 
हें वर्तमान. ऐकून तिला कळा टागल्या वती 
होऊन प्रसूत झाली. २० तिचा. प्राण जातेसमयीं 
तिच्याभोवती उभ्या होत्या त्या तिठा म्हणाल्या, 


ह; 
ड़ 


डु र 







भ 
शै 


आपल्या डेर्‍्यांकडे . पळून . गेले; त्यांची एवढी मिळं. नको, . तुला झाला आहे,. पण ती. कांदीएक 
कशल: झाली. कीं : इद्वाएलाचें ...तीस... हजार : पायदळ | बोळछी. नाहीं . व त्यांच्या ब्रोडण्याकडे तिनें लक्षहि दिलें 
कामास आलें. ११ परमेश्वराच्या कराराचा कोडा. हस्तयेंत । नाहीं. २१ तिनें त्या बालकाचे नांव- हेखाबोद ( वेभव 
झाला, आणि एलीचे दोघे पुत्र .हफनी वः फिनहास । नाहींल्ें .झाळें ) असें ठेविलें; ती म्हणालो, इत्नाएलाचें 
ठार. झाले. . १२. त्याच. दिवशीं. एक - बन्यामिनी ! वैमब. नाहींसें. झाठें. आहे; देवाचा कोहा गेला आणि 


; [आफ्ला सासरा ब॒ पति. हे मृत्यु पावळे. म्हणून ती 
:च.. डोक्यांत. | असें. . म्हणाली. २२ ती. म्हणाली, . इत्वाएळाचें वैभव 
धूळ धातली होती. १२ तो तेर्थे आला तेव्हां :एली. | गेळें. आहे, कारण देवाचा कोश नेला आहे. 

रस्त्याच्या बाजूला. आंसनावर बसून वाट पाहत होता; १ पलिष्टयांनीं देवाचा कोश घेतला तो एबन- 
कारण परमेश्वराच्या. कोशाच्या चिंसेमुळें त्याच्या ममांचा | "१ एजरु .येथून . अश्दोद. येथें नेला. .२  पलिष्टयांनीं 
थरकांप होत: होता.' :च्या' मनुष्यानें नगरांत- येऊन : हे. | . देवाचा... क्रोशः दागोनाच्या मंदिरांत उचद्धन नेऊन 
वर्तमान : सांगितलें “तेव्हां सगळें.-:नंगर आक्रोश के । दागोनाजवळ ठेविला. . ३. अश्‍दोदकर, दुसऱ्या.. दिवशीं 
कागल. १४:- या आकंदनाचा.. नाद: एलीचच्या कानी. | पहाटेस <उून...पाहतात.:तों दागोन परमेश्वराच्या. कोशा 
पडला तेव्हां. द्वा: हलकल्होळ : कसला म्हणून त्यातें जनिनीवर.. पाल्या-.. पडला आहे. असें. त्यांच्या 
विचारलं, तेव्हां त्या मनुष्याने घावत- येऊन त्याला पडलें. 

तें वर्तमान. सांगितलें, १५ एली. ह्या समयी अठ्याण्णब| 
- बर्षाचा ..होता, आणि त्याची दृष्टि मंद झाल्यामुळें |: 
म्हटलें, : सेन्यांतूत . आलेला . ममुष्य तो. मीच; मी आज: | तळवे 


३ शमुवेल 
द पॉय 





अश्दोंद ' र्‍येथीठं “' दांगोनाच्या 
ठेवीत नाहींत... 
६. मंग अस्दोदकरांवर परमेश्वराचा जबर हात 


पडला; त्यांने त्यांचा नाश केला; त्याने अशदोदकर व. 


. त्यांच्या आसपासच्या गांवांतील लोकं - यांस भ्रंथींच्या 
व्याधीनें पीडिठें. ७ हे. पाहून अश्दोदकरांनीं म्हटलं, 
इद्लाएलाच्या देवाचा : कोश आमच्यामध्ये राहतां 
कामा नये, कारण त्यांचा हात आम्हांवर आणि आमचा 
देव. दागोन यावर जबर पंडला आहे; ८ मग त्यांनीं 
पलिष्ट्यांच्या सवे सरदारांस बोलावणे. पाठवून जमा 
केळें आणि ' विचारिलें, आम्हीं :इख्वाएलाच्या देवाच्या 


कोशाचे काय करावें १ तें. म्हणाले, इस्राएलाच्या . 


देवाचा कोळ गथ येथें. मिरवीत. पौंचता 'करावा. तेव्हां 


त्यांनीं. इस्नाएलाच्या . देवांचा: कोश 'गथ येथें मिरवीत: 


योंचविला. ९. तो' कोश तेथें मिरवीत नेल्यावर असें 
झालें कीं परमेश्वराचा हात त्या .नगरावर फार जबर 
पडून मोठा. कहर गरुदरला. त्याने त्या. नगरांतील 
- आंबालग्रद्धांस-.पीडिलं; त्यांच्या अंगांवर ग्रंथि उठल्या. 
१० मग त्यांनीं -देवाचा. कोश एक्रोन येथें पाठविला; तो 


एकोन येथे जाऊन पोंचतांच- एकोनकरांनीं ओरड केली. 


कीं., आमचा व. आमच्या लोकांचा. संहार करावयासाठीं 


इल्लाएलाच्या. देवांचा कोश त्यांनीं आमच्याकडे आणिला, 


आहे. ११. मग त्यांनीं, फ्लिष्ट्थांच्या सवे सरदारास 
बोलावणे 'पाठवून:' जमविले आणि म्हटलं, इस्राएलाच्या 
देवाचा कोश येथून. पाठवून द्या, तो स्वस्थानीं परत जाऊं 
द्या, म्हणजे..तो आमचा व आमच्या लोकांचा . संहार 
कसनयाचाः: नाहीं; कारण संवे नगरांत 'कहर गुद्रला 
होता, “आंणि देवाचा हात त्यांजवर - जबर पडला 
होता. १२९ जञे लोकं मेले नाहींत त्यांच्या अंगावर 
ग्रंथि “उठल्या;. त्या नगराचा . आक्रोश गगनापर्यंत 
औीऊम'प्रोहंचंला 

7: "वे>यरमेशवराचा कोश पलिष्टयांच्या मुलखांत सात 
क्‌ महिने राहिला होता. .२ नंतर पलिष्ट्यांनीं याजकांस 

रव “शकुन पाहणाऱ्यांस -बोलावून विचारिले 


: .. प्स्मेश्वराच्योः कोशाचे आंम्ही काय करावें £ त्याच्या- 


जा; 


अ० ५५-११ 
वनपाल तयाला 
बरोबर 'काय देऊन तोः स्वस्थानी पाठवा १ ३ ते 
म्हणाले, . इद्माएलाच्या “ देवाचा कोश तुम्ही माघारा 
पाठविणार तर तो नुसंता पाठवू. ' नका; त्याबरोबर 





त्याला ' दोषापेणाचा बलि अवश्य पाठवो. म्हणजे तुंम्ही 


बरे व्हाल व अद्यापि तुमच्यावरला त्याचा हात कां 
निघतं नाहीं हें. तुम्हांस कळेल. ४ ते म्हणाले, त्याबरोबर 
दोषार्पण.. पाठवावयाचे तें कोणतें ? ते. म्हणाले, 
पलिष्टी सरदारांच्या संख्येइतक्या म्रंथींच्या पांच व 
उंदरांच्या पांच सोन्याच्या प्रतिमा; कारण तुम्हां सर्वाला 
व तुमच्या सरदारांना सारखीच पीडा प्राप्त झाली आहे. 
५: -ह्वास्तव ज्या ग्रंथींनीं - आणि उंदरांनीं! तुमेच्या 
देशाचा नाश' होत आहे त्यांच्या : प्रतिमा करा; आणि 
इस्राएलाच्या देवांचा महिमा. मान्य . करा म्हणजे कदाचित्‌ 
तो. “लुमच्यावरलां, * तुमच्या देवांवरला व॒ तुमच्या 
देशांवरला आपला हात काढील. ६ मिसरी लोक आणि 
कारो. यांनीं आपलीं “मनें कंठीण केलीं तशीं तुम्ही 
आपलीं मनें कां कठीण करितां ६ देवानें मिसरी लोकां. 
मध्यें अद्भुत कृत्यें केलीं तेव्हां इथाएल लोकांस त्यांनीं 
जाऊं' दिलं, आणि ते निघून गेले; हें खरें ना १४७ तर 
आतां तुम्ही एक नवी गाडी; तयार करा; आणि ज्यांवर 
अंद्यापि जूं ठेविलें .नाहीं अश्या दोन दुभत्याःगाई घेऊन 
ग्राडीस जुंपा आणि त्यांचीं वासरें त्यांच्यापासून घरीं घेऊन 
८ मग परमेश्वराचा. कोश उचलून त्या गांडीवर 
ठेवा आणि दोषार्पण म्हणून ज्या. सोन्याच्या वस्तु तुम्ही 
त्याजकडे पाठवाल त्या एका करंड्यांत घाळून कोशाच्या . 
बाजूस ठेवा; मग ती गाडी. चाळू करून रस्त्यानं जाऊं 
द्या; ९ मग, हें पाहा, जर तो आपल्य़ा देशाच्या बाटेनें 
बेश-दोमेशाक्रडे गेला तर समजा कीं त्यानंच आम्हांवर 
ही -पीडा पाठविली होती; तसें न झालें तर त्याच्या 
हाताने आमच्यावर हा मार पडला नसून आम्हांला . 
ही पीडा, देवगतीनें प्राप्त झाली आहे असें आपणे समजू. 
१७ त्याप्रमाणें: त्या लोकांनीं केलें; त्यांनीं दोन दुभत्या 
गाई : घेऊन गाडीसं जुंपिल्या आणि त्यांचीं वासरें घरीं 
कोंडन ठेविली. ११ ह्या गाडीवर परमेश्वरांचा* कोश 
आणि सोन्याचे उंदोर. व ग्रंथींच्या प्रतिमा: आंत. 


अर ६१११-७१११ 
करंडा . ठेविला. 9२ त्या: माईंनी -थेट:-वेथ- 
शेमेडाचा रस्ता धरिला; - रस्त्याने त्या--हंबरत :रोल्या, 
उजबीडावीकड़े.. वळल्या नाहींत; पलिष्ट्यांचे. सरदार 
त्यांच्यामागे बेथ-शेमेडाच्या सीमेपर्यंत . गेले. : १३* यां 
प्रसंगी . बेथ-शेमेदाचे लोक खोऱ्यांत गव्हांची कापणी 
करीत. होते; : त्यांनी वर नजर 'कखून पाहिलें. तो 
त्यांच्या हृटीस कोश पडला; तो पाहून. त्यांस. आनंद 
झाला. १४ ती गाडी यहोशवा बेथ-दशेमेशकर याच्या 
शेतांत जाऊन उभो राहिली; तेथें एक मोठी: थोंड 








होती. . मग त्यांनीं गाडीची लाकर्डे -फोडून त्या याईचा* 
१५ ५पशरमेश्वराचा. 
आणि.. त्याबरोबर सोन्याच्या: वश्तु. असलेला; 
तो. लेव्यांनीं . उतरून: त्या<_'धोंडीच्छ . 
ठेविला; मग त्या दिवशीं : बेथ-दमेसकरांनीं- परमेश्वरा- 


'परमेश्वरा्रीत्य श्र होमबलि - अपिला. 
कोश 
करंडा होता.: 
प्रीत्यर्थ .. होमामणें. व यज्ञ केले. .3ई... हॅ...पाहूनं 
पलिष्ट्यांचे पांच सरदार त्याच . दिवशीं. एकोनास 
परत गेले 

१७ पलिष्ट्यांनीं .परमेश्वरास .दोषार्पण म्हणून ज्या 
ग्रंथींच्या : सुवर्णप्रतिमा पाठविल्या त्या अ्दोदासाठीं 
एक, गज्कासाठ्री. “एक; अष्कलोनासाठीं एक, गथासाठीं 


एक: व.. एकोनासाठीं -एक . अश्या होत्या; १८ ज्या मोळ्या 


थोंडीवर . परमेश्वराचा कोश उतरला होता तेथवर 


* पलिष्ट्यांच्य़ा पांच. सरदारांची जेवढीं तटबंदीचीं नगरे व 


' खेडींपाडीं होतीं, तेवढ्या. नगरांच्या संख्येइतके सोन्याचे 
उंदींर पाठबिले होते;. ली थोंड यहोशवा बेथ-शेमेशकर 
याच्या शेतांत आजपर्यंत आहे. १९ बेथ-हेमेश येथल्या 
लोकांनीं परमेश्वराच्या कोशाचें .निरीक्षण केलें म्हणून 
वरमेश्वरानें त्यांचा संहार केला; त्यानें त्या -लोकांतले 
पन्नास हजार सत्तर पुरुष जिवें मारिले; परमेश्वराने 
माणसांचा एवढा संहार केला म्हणून त्या. लोकांनीं शोक 
केला. २० बेथ-शेमेशकर म्हणूं. लागले, या परमेश्वरा- 
समोर, या -पवित्र देवासमोर. कोण टिकेल? तो. आतां 


आमच्त्याकडून निघून कोणाकडे जावा. £-:२१ .मग त्यांनीं : 
, परमेश्वराने प्रचंड. गर्जना करून. पलिष्ट्यांस 'घोबरें: केलें. 
| आणिर इखाएल्यपुढें त्यांचा मोड झाला. . ११ : इत्पण्क 


किग्नीथ-यारीमच्या लोकांकडे जासूद - पाठवून _सांगित्तें 
कौों .पलिष्ट्यांनीं परमेश्वराचा. कोश. माघारा आणिला आहे 





्ा 





- ह्वर तो तुम्ही आपल्याकडे घेऊनःनां. १ यावरून 
५७ किर्योथ-यारीमकर आले व त्यांनीं परमेश्वराचा कोश 
टेकडीवर. .. अबीनादाबाच्या.. घरीं ठेविला 

आणि .परमेश्वराच्य़ा कोझ्यांचें . रक्षण .करण्यासाठीं.. त्यांनीं 
त्याचा. पुत्र एझाजारु यास पवित्र केलं. : 

५: २ कियोथऱ्यारीम येथें; कोश -नेऊन:. ठेविल्यास बहुत 
काळ लोटला, म्हणजे वीसं. वषे. निघून गेलीं; यानंतर 
सर्वे इस्राएह लोक :परमेश्वराच्या:- दर्शनाविषयीं आतुर 
झाले. .३२ तेव्हां . शमुवेलानें अवघ्या: इत्राएह .लोकांस 
सांगितलं; तुम्ही मन:पूर्वक :-परमेश्वराक्ेडे वळलां आहां. 
तर तुमच्यांतेल:, अन्य द्वेव-व अष्टारेथ यांस दूर करा, 
आणि. परमेश्वराक्रडे..क्षापलें. चित्त लावून. केवळ त्याचीच 
उपासना "करा, -म्हणजे. तो. तुम्हांस. पलिष्ट्यांच्या हातांतून 
सोडवील. :::४ ::.मग : ईललाएल:::लोक <बाल. देव. व 
अष्टारोथ- :यांस <दूहू करून केवळ: पस्मेश्वराची उपासना 
क्रू लागले. ..... 

५६... दामुवेल म्हॅणारा , .सवे . इस्नाएळ, लोकांस मिस्पांत 

जमा("करा: :म्हणजे मी .तुम्हांसाठी-परमेश्वराची प्रार्थना 





करीन: ६. तेव्हां ते धमेस्पांतं. जमा झाले वेःत्यांनीं पाणी 


काहून आणून परमेश्वरासमोर ओतिलें. वः त्या. दिवशीं 
'उपास- करून . ते- म्हणाळे,. आम्हीं. परमेश्वराचा 'अपराघ 
:केलाः आहे. त्या...समयीं शमुवेल . मिस्पांत. इत्राएलाचा 
न्यायइन्साफ करीत असे. :७ इस्नाएल लोक मिस्पांत जमा 
झाले . आहेत हें. पलिष्ट्॒यांनीं . ऐकलें तेव्हां त्यांचे सरदार 
इस्राएल. लोकांवर. चढाई :करून आले.. हेंः ऐकून इस्राएल 
लोकांस -पलिष्ट्यांची- भीति पडली.. ८ इस्यएलः लोक 
शसुवेलास म्हणाले, : आमचा देव .परमेश्वर- यानें आम्हांस 
पलिष्ट्यांच्या. हातांतून सोडवावे म्हणून त्याची. क्ाकळूत कर- 
ण्यास विसंबूं नका. ९.मग शसुत्रेलाने. एक -दूधपिते कोकरू 
घेऊन व त्याचा: परमेश्वरास- निःशेष होम. करून इख्रा- 
एलासाठीं परमेश्वराची आराधना केली व:ती परमेश्वरास 
ऐकली...१० शासुवेल होमापैण करीत. असतांना पलिष्टी 
इल्माएलाशीं -लढावयास जवळ. येऊन ठेपले; त्या दिवशीं 


२९्ट 


१-झसुवेल 


अ० ७५११-८१२० 





लोकांनीं मिस्पांतून बाहेर पडून पलिष्टयांचा पाठलाग 
केला, आणि ते बेथ-कारापाशीं पोंचत तोंपर्यंत. त्यांस ते 
मार देत गेले. १२ मग झामुवेलार्ने एक..शिळा घेऊन 
ती मिस्पा व शेन यांच्या दरम्यान उंभी केली व तिला 
एबन-एजर हें नांव देऊन म्हटळें कीं येथवर परमेश्वराने 
आमचें साहाय्य केलें आहे. १३ या प्रकारें पलिष्टी 
पराजित झाल्यावर ते पुनः इस्राएलाच्या मुलखांत आले 
नाहींत; आणि शामुवेलाच्या सगळ्या हयातीत परमेश्वराचा 
हात पलिष्ट्यांवर होता. १४ एक्रोनापासून ग्थपर्यंत जीं 
नगरे पटिष्ट्यांनीं इस्राएलापासून घेतलीं होतीं तीं पुनः 
त्याच्या ताव्यांत आलीं, आणि त्यांच्या आसपासचा 
प्रदेशहि इख्राएलाने पलिष्ट्यांच्या काबूंतूत सोडविला. त्या 
समयीं इस्राएल व अमोरी लोक यांच्यांत स्वस्थता होती. 
१५: हमुवेलानें आपल्या आयुष्यभर इस्राएलाचा न्याय- 
इनसाफ केला. १६ तो वर्षोनुवर्षे बेथेल, गिलगाल व 
'मिस्पा या सवे ठिकाणीं फेरी करून इख्राएलाचा न्याय- 
इनसाफ करीत असे. १७ तो रामा येथें परत येत 
असें; कारण तेथें त्याचं. घर होतें. तेथें तो इख्राएलाचां 
न्यायइनसाक करी; तेथें त्यानें देवाप्रीत्यर्थ एक 
वेदी बांधिली. * 

१ डासुवेलाने वद्ध झाल्यावर आपल्या पुत्रांस 

: इख्राएलांचा. न्यायइनसाफ करणारे नेमिले. २ त्याच्या 

ज्येष्ट पुत्राचे नांव योएल असें होतें आणि दुसऱ्याचे 
नांव अवीया असें होतें; बैर-शेबा येथे ते न्यायइनसाफ 
करीत असत; २. पण त्याच. पुत्र त्याच्या मार्गानें चालले 
नाहींत; त्यांस पैज्यांचा लोभ लागून ते लांच खात ब 
-न्याय विपरीत करीत. 

४ नंतर'-इस्राएठाचे सवे वडील जमा होऊन रामा 
येथें. शसुवेलाकडे आले. ५ ते त्यास म्हणाले, पाहा, 
आतां तुम्ही व्रद्ध झालां आहां आणि तुमच्या मार्गाने तुमचे 
पुत्र कलत...नाहींत; तर आतां इतर सवे राष्रंम्रमाणें 
आमचा न्यायहनसाफ-करावयास आम्हांवर एक राजा नेमा. 
६ आमचा न्यायइनसाफ करावयास आम्हांस एक राजा द्या 
असें.ते म्हणाले त्यामुळें . शमुवेलास वाईट. वाटलें. मग 
शसुवेलातें परमेश्वराची प्रार्थना केली. ७ तेव्हां परमेश्वर 


शामुवेलास ::म्हणाला, लोक - जें . तुला . सांगत आहेत तें 
सगळें .ऐक; कारण त्यांत ले. . तुझा ' घिकार करीत 
नाहींत, तर मीं त्यांचा:: राज्ञा नसावें म्हणून ते माझाच 
विकार करीत आहेत. . ८ मीं त्यांस मिसर देशांतून 
बाहेर आणिलें त्या दिवसापासून आजपर्यंत मजशीं 
त्यांनीं असेंच वर्तन केलें आहे; त्यांनीं मला सोडून अन्य 
देवांची उपासना केली; तसेंच ते तुजशीं वर्तन करीत 
आहेत. ९ .तर आतां त्यांचें म्हणणें ऐक; पण . 
त्यांची चांगली कानउघाडणी कर आणि त्यांच्यावर जो 
राजा. राज्य करील त्याची सत्ता कशी काय चालेल तें 
त्यांस दाखवून दे. 

१० मग ज्या लोकांनीं . त्यांच्यापाशी राजा मागितला 
होता. त्यांस शमुवेलानें परमेश्वराचे सवे म्हणणें कळविलें. 
११ तो म्हणाला, तुम्हांवर जो राज़ा राज्य करील तो 
अशी सत्ता चालवील कीं तो तुमच्या पुत्रांस धरून 
आपले .रथ व घोडे यांची चाक्ररी करावयास ठेवील, 
आणि ते त्याच्या रथांपुढें धावतील. १२ त्यांतून 
'कित्येक हजाराहजारांवर -व. ' पन्नासापत्नासांवर नायक 
म्हणून तो नेमील; कित्येकांस आपंलीं शेते नांगरावयास, 
कापावयास व आपल्या लढाईची व रथाची हत्यारें 
करण्याच्या कामास लावील. १२ तों तुमच्या कन्यांस 
घरून हलवाइणी, स्वयंपाकिशी व : भटारणी करील. 


१४ तो तुमची उत्तम उत्तम' शेते, द्राक्षांचे मळे व 
जेतूनांचे मळेः घेऊन आपल्या' नोकरांस देईल. १५ तो 


तुमचें धान्य . व द्राक्षांचे मळे यांचा. एक दडमांश घेऊन 
आपले खोजे व चाकर यांस देईल. १६ तो तुमचे दास 
व दासी, तुमचे देखणे तरुण पुरुषे व गाढव धरून 
आपल्या कामीं लावील. १७ तो तुमच्या शेरडामेंढरांचा 
एक 'ददमांश घेईल; तुम्ही त्याचे दास व्हाल. १८ त्या 
वेळीं . तुम्ही निवडून घेतलेल्या राजाविषयीं गाऱ्हाणी 
कराल; पण परमेश्वर त्या समयीं तुमचें ऐकावयाचा 
साहीं. १९ तरी पण लोक शमुवेलाचें म्हणणें ऐकेनात; 
ते म्हणाले, नाहीं, नाही, आमच्यावर राजा पाहिजेच; 
२० म्हणजे इतर सवे राष्ट्रांसमान आम्ही होऊं; 
१ पाठभेद! सि्लारें. 


२१९९ 


भ« ८४२०-९१४१८ 


१ झसुवेल 





आमचा राजा आमंचा न्यायइनसाफ करील व आमच्या- 
पुर्ढे चाळून तो आमच्या लढाया लढेल. २१ शसु- 
वेंठानें लोकांचें हें सवे म्हणणें. ऐकून परमेश्वराच्या 
कानावर घातठें. २२ परमेश्वर शमुवेलास म्हणाला, 
त्यांचें म्हणणें ऐक आणि त्यांच्यावर एक राजा नेम. 
मग शमुवेल इस्राएल लोकांस म्हणाला, तुम्ही आप- 
आपल्या नगरांस जा 
१ फक बन्यामिनी मलुष्य होता, त्याचें नांव 
९१ कोड बिन अबीएल बिन सरोर बिन बखोरथ 
बिन आअफिया असें होते; हा एका बन्यामिनी 
मनुष्याचा पुत्र असून मोठा पराक्रमी : पुरुष 


देखणा. होता; . ' इस्राएल : 'लोकांत .. त्याच्याइतका 
देखणा कोणी नव्हता; तो एवढा उंच होता कीं सवे 
लोक त्याच्या केवळ खांद्याला. “लागत. .'३. एकदां 
शौळाचा बाप कीश याचीं गाढवें ' चुंकलीं तेव्हां कीडा 
आपला पुत्र 


घातला तरी तीं. त्याला सांपडलीं नाहींत; मग ते शालीस 
प्रांतांत गेळे “तेथेंहि तीं नव्हतीं; - नंतर ते..बन्यामिन्यांच्या 
प्रांतांत गेळे तेथेंहि त्यांचा -पत्ता लागला. नाहीं. ५ ते 


सफ प्रांतांत .आले तेव्हां. शौळ आपल्याबरोबरच्या 


गरख्धास म्हणाला, चल, आपण 'परत जाऊं, : नाहीं तर 
माझा बांप. गाढवांची चिंता करण्याचें. स्मेहून. आपलीच 
चिंता करीत बसेल. ६ तेव्ह्यं तो त्यास म्हणाला, पाहा, 
या नगरांत देवाचा एक माणूस :राहइत आहे,. त्याची 
लोकांत मोठी मानमान्यता आहे; तो 'जें कांहीं सांगतो 
तें सवे घडूंन येते; चल, आपण तिकडे जाऊं; आपण 
कोणत्या मार्गाने जावें हे॑तो आपणांस कदाचित 
सांगेल. ७ तेव्हां शौल आपल्या चाकरास म्हणाला, हे. 
पाह्वा, , त्याजकडे जावयाचे तर त्याच्यासाठी काय घेऊन 
जावें £ आपल्या यैलींतल्या भाकरी सरल्या - आहेत; 
त्या देवाच्या माणसाला न्यावयास . आपल्यापाशी कांहीं 
भेट नाहीं; आपल्यापाशी काय आहे £ ८ त्या. गब्यानें 


होता. 
२ त्योचा शोळ नामक एक. सुल्गा होता,तो तरुण व. 


शौल . यास म्हणाला, आपल्याबरोबर एक : 
गडी घेऊन जा आणिः गाढवांचा शोध लाव. ४ त्यानें - 
एफ्राइमाचा डोंगरी प्रदेश व शलीह्या प्रांत पायांखालीं 





शौलास उत्तर. दिलें, पाहा, माझ्यापाशी . पाव ज्ञेकेल 
सपे आहे, ' तेवढें मी त्या देवाच्या माणसास दिलें 
म्हणजे : आम्हीं कोणत्या .मार्गानें जावें तें तो सांगेल. 
९ पूर्वीच्या काळीं. इस्राएलांत कोणी देवापाशी प्रश्न 
करण्यास जाई तेव्हां तो म्हणत असे कीं चला, 
द्ृष्टयाकडे जाऊं; हष्लीं ज्याला संदेष्टा. म्हणतात त्यास 
पूर्वी द्रष्टा म्हणत. १० शौल आपंल्या . गड्यास म्हणाला, 
ठीक आहे, चळ आपण जाऊं. मग तो देवाचा माणूस 
राहत होता त्या नंगरास ते गेले. ११ ते चढण चढून 
नगरांत जात असतां. कांहीं तरुण मुली पाणी भरण्या- 
साठीं. जात होत्या त्या. त्यांस भेटल्या; त्यांस त्यांनीं 
विचारिलें, तो द्रा येथे आहे काय ६ १२ तेव्हां त्या 
म्हणाल्या, . होय, आहे; पहा तो. पुढेंच आहे; 
त्वरा करा, कारण तो आजच : गांवी. आला आहे, 
आज: लोक . उध्व स्थानीं . होमहवन करणार आहेत; 
१३ तर तुम्ही नगरांत जातांचे तो त्या उच्चस्थानीं 
भोजनास. जांण्याच्या अगोदर तुम्हांस. भेटेल; 'तो 
यज्ञाला -आशीर्वादं देतो. म्हणून तो तेथें येण्यापूर्वी 
लोक जेवीत : नसतात; नेतर: आमंत्रित ठोक भोजन 
करितात. तर आतां तुम्ही वर चढून जा. आतांच 
त्याची भेट होडेळ. १४ ते. वर नगराकडे गेले; 
आणि ते नगरांत ' जाऊन पोहचतात तों शसुवेल 
उच्वस्थानीं जाण्यास निघाला होता तो त्यांस समोरून 
येतांना भेटला. 

१५ शौल येण्यापूर्वी एक- दिवस. आधीं परमेश्वराने 
झसुवेलास आदेश दिला होता कीं १६ उद्यां या 
सुमारास मी तुझ्याकडे बन्यामिनी देशचा' एक मनुष्य 
पाठवीन, त्यास “अभिषेक कलून माझ्या इल्लाएल लोकां- 
वर अधिपति नेम; तो माझ्या लोकांस थलिष्ट्यांच्या 
हातांतून सोडवील; कारण माझ्या लोकांचें गाऱ्हाणे 
मजकडे आले आहे म्हणून त्यांजकडे माझी नजर 
गेली आहे. १७ - शल. शमुवेलाच्या दृष्टीस पडला 
तेव्हां परमेश्वर त्यास म्हणाला, ज्यां पुरुषाविषयीं 
मीं तुला सांभिंतळें होतें तो हा;. हाच माझ्या 
लोकांवर सत्ता -चाळवील. १८ मंग:; शौळ वेशीजवळ 


३०७ 


१ शसुवेल 









जाऊन म्हणाला, द्रष्ट्याचें धर कोर्ठे 
आहे तें मला सांगा... १९ शमुवेल शोलास म्हणाला, 
दृष्टा मीच आहें, मजपुढें _उच्चस्थानी चला; आज 
तुम्ही मजबरोबर भोजन करावें; सकाळीं. तुझी 
रवानगी ..करतेवेळीं तुझ्या मनांत जें :कांही आहे 
त्याविषयी मी तुला सांगेन. २० तीन दिवसांमागें 
चुकलेल्या. तुझ्या गाढवांसंबंधानें कांहीं चिंता करू 
नको, कारण तीं सांपडली आहेत. इल्लाएलांतली सर्व 
संपत्ति .क्रोणासाठी आहे. तुझ्यासाठी व॒ तुझ्या 
बापाच्या घराण्यासाठीं. आहे. कीं नाहीं £ २१ शोल 
म्हणाला, हक्लाएल वंशांतळे सर्वाहून कनिष्ठ जे वन्यामिनी 
त्यांतला मी ना? आणि बन्यामिनाच्या वंद्यांतील 
सगळ्या कुळांत माक्षें घराणें. कनिष्ठ: ना £ तर मग तुम्ही 
मजशी असलें भाषण कां करितां? .२२ शसुवेलानें 
शौलास व. त्याच्या गश्धास - भोजनगृह्हांत नेळें; आणि 
सेथें सुमारें तीस जण- आमेत्रित होते त्यांच्या पंक्तींतल्य़ा 
प्रमुखस्थानीं त्यांस बसविलें. २३ शमुवेलाने आचाऱ्यांस 
सांगितलें, जो वांटा मीं तुला . राखून ठेवावयास 
सांगितले होतें तो घेऊन ये. २४ आचार्‍्यानें 
मांसाचा फरा व त्याबरोबर जें कांहीं होतें तें वर 


उचलिलें आणि मग शौलापुढें ठेविलें. तेव्हां शमुवेल । 


म्हणाला, हें पाहा, हें राखून ठेविलेळें आहे, हें आपल्या- 
समोर ठेवून खा; कारण. मीं लोकांस आमंत्रण केलें 
तेव्हांपासून त्या नेमिलेल्या समयापर्यंत तुजसाठी हें 
राखून ठेविलें. आहे. या प्रकारे शौलानें त्या दिवशीं 
शसुवेलाबरोबर भोजन केले. २५ मग त्या उच्चस्थाना- 
वरून उतरून ते नगरांत आले तेव्हां त्यानें धाब्यावर 
जाऊन शौलाशीं एकांतांत बोलणें केलें. २६ सक्राळीं 
ते पहाटेस उठले व सूर्योदयाच्या सुमारास शोल 
धाब्यावर होता त्यास . हामुवेलानें हाक. मारून म्हटलें, 
ऊठ, 'भी तुझी रवानगी करितों. शरोल उठला आणि तो 
ब शामुवेल असे दोघे बाहेर पडळे. २७ गांव. संपतो 
तेथें खालीं उतरत असतां शमुवेल. शौलास म्हणाला, 
झापल्या गष्घाला पुढें जाऊं दे (त्याप्रमाणें तो पुढें 
गेला ), तूं अमळ. थांब; मी तुला परमेश्वराचा संदेश 


अ० ९५१८--१०५ 


गजा 





- _ ऐककितों. १ मग . झमुवेलाने तेलाची “कुपी 
६ ७ घेऊन शोलाच्या मस्तकावर ओतिली':-व- त्याचें 

चुंबन घेऊन म्हटलें, परमेश्वराने... तुला . हा 
अभिषेक केला. आहे तो त्याच्या वतनाचा अधिपति 
व्हार्वे म्हणूनच ना? २ आज तूं मंजकडून - गेलास 
म्हणजे बन्यामिनी प्रदेशाच्या सीमेवर सेल्सह येथें 
राहेलीच्या थडग्याजवळ तुला दोन पुरष भेटतील; ते 
तुला म्हणतील, तूं जीं गाढवे शोधावयास गेला . होतास 
तीं सांपडली आहेत; आणि पाहा, तुह्या बापाने 
गाढवांची चिंता करावयाचें सोडिळें आहे; आतां त्याला 
तुमचाच. घोर लागला आहे;. तो म्हणतो, -मी. आपल्या 
पुत्रासाठी आतां काय करूं £ २ मग तेथून पुढें जातांना 
ताबोरचा एला वृक्ष तुला लागेल, तेथें तीन मनुष्ये 
बेथेल येथें देवाकडे जातांना तुला . आढळतील, 
त्यांतल्या एकाच्या हातीं. तीन करडे, दुसऱ्याच्या 
हाती. तीन भाकरी आणि तिसऱ्याच्या हाती. एक 
द्राक्षारसाचा बुधला अशीं असतील; ४ ते तुला 
सलाम करतील व तुला दोन भाकरी देतील, त्या तूं 
त्यांच्या हातांतून धे. ५ मग देवाच्या टेकडीपाशी 
पोहंचशील, तेथें पलिष्टयांचा चौकीपहारा. आहे; वे. 
तेथें नगराजवळ पोहचल्यावर संदेष्टयांचा एक समुदाय 


, उद्धस्थानाहून उतरून येतांना तुला. भेटेल, त्यांच्यापुढे 


सतार, डफ, सनई व वीणा वाजत असतील; व ते 
भाषण. करीत असतील; ६ तेव्हां परमेश्वराचा आत्मा 
तुजवर जोराने येईल ब॒तूंहि त्यांच्याबरोबर भाषण करू 
लागझील व तुद््यांत बदल होऊन ते. निराळा मनुष्य 
होशील. ७ हीं चिन्हें तुला प्राप्त झालीं म्हणजे तुला जें 
कर्तव्य करणें. प्राप्त होईल तें तूं करावें; कारण देव तुझ्या- 
बरोबर आहे.. ८ तूं माझ्या अगोदर गिठ्गाल येथें 
जा; मग मी होमबलि अर्पिण्यास व शॉत्यपर्णांचे मह 
करण्यासः. तुजकडे येईन; तं. सात. दिवस. माझी “बाट 


- पाहत राहा; मंग मी तुझ्याकडे येऊन तुला काय कायं 


करावयाचें हॅ. दाखवीन. ९ शसुवेलापासून निघून जाण्या-. 
साठीं त्याची पाठ वळली तोंच देवाने त्याचें मन बदंळून 
टाकिले व हीं सवे चिन्हें त्यास त्या दिवशीं प्राप्त झालीं. 


१०१ 


अ० १०१४१ ०टार्श्ड 


१ शसुवेल 





१० ते टेकडीपांशीं आले तेव्हां, पाहा, संदेष्ट्यांचा 
एक समुदाय त्याला. भेटला; आणि देवाचा आत्मा 
त्याजवर जोरानें आला व तो त्यांच्याबरोबर भाषण 
करूं लागला. ११-जे लोक त्याला पूर्वीपासून ओळखीत 
होते. त्यांनीं जेव्हां पाहिळें कीं हा संदेष्यांबरोबर 
भाषण करीत आहे. तेव्हां ते आपसांत म्हणूं लागले, 
किशाच्या पुत्राला. काय झालें ९ शौल हाहि संदेष्ट्यांपैकीं 
आहे काय? १२ तेव्हां तेथल्या एका मनुष्यानं उत्तर 
दिलें; तो. म्हणाला, या संदेट्याचा बाप कोण 
होता १ यावरून शौलहि संदेष्टयांपैकी आहे. काय 
अशी म्हण पडली. १२ मग भाषण करणें संपल्यावर तो 
उच्चस्थानीं गेला. 

१४ शौलाचा काका त्याला व त्याच्या गब्यास 
म्हणाला, तुम्ही कोठें गेलां €तां£ ते म्हणाले, गाढवें 
शोधावयाला; तीं. सांपडत नाहींत असें पाहून आम्ही 
इासुवेलाकडे गेलों. १५ शौलाचा काका म्हणाला, 
डामुवेल तुम्हांस काय म्हणाला तें मला सांगावें. 
१६ झोल आपल्या काकास म्हणाला, गाढवें सांपडली 
आहेत असें त्यानें आम्हांस. कळविलें. झामुवेलानें 
व गात यी जें कांहीं सांगितलें होतें त्यासंबंधानें 
त्यान त्य़ाला कांहींएक कळविलें नाहीं 

१७ मग शमुवेठानें लोकांस मिस्पांत परमेश्वरापुढे 


इस्राएलाचा देव परमेश्वर असें म्हणतो, मीं इस्राएलास 
'मेसर देशांतून बाहेर आणिलें आणि तुम्हांस मिसरी 
'डठोकांच्या हातांतून आणि तुम्हांस - गांजणाऱ्या 'सर्व 
गाष्ट्रांच्या हातांतून सोडविले; १९ पण तुम्हांस सर्व 
विप्तींतून व . संकटांतून सोडविणाऱ्या तुमच्या - देवाचा 
आज तुम्ही अव्हेर केला आहे, व . तुम्ही त्यास 
म्हणालां आहां कीं हें ठीक नव्हें, आम्हांवर राजा नेमावा. 
तर आतां वंशावंझ्यांनी आणि हजाराहजारांनीं. परमेश्वरा- 
: समोर येऊन हजर व्हा. २० झमुवेलानें इस्राएलाचे 
सगळे वंश जवळ आणिले, आणि बन्यामिनाच्या 
व्शाची चिठी निघाली. 
-झुळाकुळांनीं जवळ आणिला तेव्हां. मात्रीच्या कुळाची 


२१ मग बन्यामिनी: वंश. 


चिठी निघाली; व झोवटीं किशाचा पुत्र शौल याच्या 
नांवाची चिठी निघाली; त्यांनीं त्याला शोधिलें पण तो 
कोठें सांपडेना. २२ तेव्हां त्यांनीं परमेश्वराला आणखी 
विचारिळे, तो मनुष्य येथे आला आहे. काय £ 
परमेश्वराने सांगितलें, पाहा, तो सामानासुमानांत लपून 
राहिला आहे. २२ त्यांनीं धावत जाऊन त्याला तेथून 
आणिलें, आणि तो लोकांमध्यें उभा राहिला तेव्हां 
तो उंच दिसला; सव. लोक त्याच्या केवळ खांद्याला 
लागले. २४ मग शमुवेल लोकांस म्हणाला, परमेश्वराने 
ज्यास निवडिलें त्यास तुम्ही पाहत आहां. ना? सबे 
लोकांमध्यें त्याच्या बरोबरीचा कोणी नाहीं. तेव्हां 
सव लोकांनीं म्हटलें, राजा चिरायु होवो. 

२५ नंतर झामुवेलानें लोकांसं राजनीति सांगितली, 
व॑ ती एंका ग्रंथांत लिहून तो ग्रंथ परमेश्वरापुढे. ठेवून 
दिला. मग रामुवेलानें सर्व लोकांस आपआपल्या 'घरीं 
जाण्यास निरोप दिला. २६. शोलहि गिबा येथें आपल्या 
घरी गेला व ज्या सैनिकांच्या मनास देवाकडून 
स्फार्ते झाली ते त्यांच्याबरोबर गेले; २७ पण कांहीं 
अधम लोक बोलले, हा मनुष्ये आमचां. काय उद्धार 
करणार १ त्यांनीं त्यास तुच्छ मानिलें आणि त्याला 
कांही. नजराणा आणिला नाहीं; पण त्यानें तें ऐकलं 


,न ऐकटलंंसें केलें. 


ब्रोळावून जमा केलं. १८ तो इस्राएल लोकांस म्हणाला, | 


१ ' नंतर अम्मोनी नाहाश॒ यानें स्वार 

१ ९१ कलन याबेश-गिलादासमोर तळ दिला; तेव्हा 
याबेश्चे सवे लोक नाहाश यास म्हणाले कीं 
आमच्याशी करारमदार कर म्हणजे आम्ही तुझे अंकित 
होऊं. २ नाहाश अम्मोनो त्यांस म्हणाला, मी तुम्हां 
सर्वांचा उजवा डोळा फोडून अवघ्या इख्राएलांची 
अप्रतिष्ठा करीन, या अटीवर मी तुम्हांशीं करार करीन 
३ याबेशच्या वडील लोक्रांनीं त्यास म्हटलं, आम्हांस 
सात दिवसांचा अवकाद्य द्या म्हणजे तेवढ्यांत इस्राएल 
लोकांच्या सर्वे प्रांतांत आम्ही जासूद पाठवू; 
आणि जर आमचा वचाव करण्यासाठीं कोणी आला 
नाहीं. तर मग आम्ही बाहेर निघून तुम्हांकडे येऊ. 
४ मंग जासुदांनीं शोलाच्या गिव्यास जाऊन हें वर्त- 


३०२ 


110 001 य ७0 0 अ ल क ती अळं १९००-१२: ९ 





मॉनं- रॉंकांच्या . कानावर 'घातलें; ते ऐकून सवे | 
“हेल काहून रॅ लागले... ५ तेव्हां शोल गुरांच्या मासूम 
*- झेतांवृत येत. होता; त्यानें विचारिलें, लोक कां रडतात £ 
त्यास काय. झालं ६ याबेदाच्या ोकांचें “म्हणणे. त्यांनी । 
लि ६ शोलानं ' हे वर्तमान ऐकताच |. 
- देबोंचा आत्मा त्याच्यावर जोराने येऊन तो मनस्वी संतप्त | 
झाला. ७ त्यानं एक बेलाची जोडी कापून त्यांचे तुकडे 
केले-व से जासुदांच्या हाती इस्लॉर्शलोच्या सव प्रांतांत 


पाठविले आणि त्यांस निरोप दिला कीं जो कोणी शौल 


व. 'डामुवेठ यांच्यामागे येणार: ' नोहीं त्यांच्या बैलांची 


अशीच गत होईल. तेव्हा परमेश्रेराची. दहशत लोकॉ 
वर वसून' . ते एकचित्ताने. बाहेर निंघोले. ८ त्यानं 
नेजेक येथें त्यांची टीपं घेतली तेव्हां. इत्राएलाचे तीने 
लक्ष. पुरुष “व गहूदाचे तीस: हजार पुरुष भरले 


९ त्यांनीं त्या आलेल्या जासुंदांसं. सांगितलं, तुम्ही 


यांजेश-गिलादाच्या लोकांस जाऊन. सांगा कीं. उद्या 
-_ अने होण्याच्या सुमारास तुम्हांस ' कुमक येऊन पोहंचल 
त्या 'जासुदांनीं जाऊन यावेशच्या*कोकांसं हें सांगितले 
तेव्हां. त्यांस फार आनंद झाला. -_ १० मग. याबेशच्या 
लोकांनीं सांगून पाठविलें कीं. आम्ही ' उद्यां बाहेर 
निघून तुमच्याकडे येऊं, मग. तुमच्य़ा मनास येईल 
तसें आमचे . करा. ११ दुसर्‍या दिवशीं शौलाने 
आपल्या लोकांच्या तीन तुकड्या केल्या. आणि रात्रीच्या 
झेवटल्या प्रहरी त्यांनी छाबणींत येऊन ऊन होईपर्यंत 
अम्मोन्यांला हाणमार. केली; आणि जे बाकी राहिले 
-ह्यांची - एवढी दाणादाण केली कीं त्यांच्यांतले दोनसुद्धा 
एकत्र राहिले नाहींत. १२९ मग. लोकांनीं शमुवेलास 
विचारिळे, हा शौल आमच्यावर राज्ये करणार कायं 
असें जे म्हणाले ते कोणते लोक £ त्यांस बाहेर काढा 
म्हणजे आम्ही त्यांस मारून टाकू. १३ शौल म्हणाला. 
आज कोणाहि मनुष्याचा बघ - करावयाचा नाहीं. 
कारण आज परमेश्वराने इलाएलाचा उद्घार केला आहे... 

१४ मग. शमुवेल लोकांस म्हणाला, चला, आपण 
- गि्यालास जाऊं व तेथें राज्याची पुनः स्थापना करूं. 
.- १५ तेव्हां सर्वे लोक गिल्गालास गेळे ब. तेथें त्यांनीं 


३१०३ 


*आंजेंवर  तुम्हांसमोर वागलोंवर्तलो आहें. 
ठुंमच्यापुढं आहें, परमेश्वरासमक्ष व त्याच्या अर्भिषिसती-. 


काय 
त्माची भरपाई कंरीनं. ४ ते म्हणाठे, तुम्ही आम्हांस 
'फ्सेविलें नाहीं; 'आम्हांवर जुळम केला नाहीं. अथवा 


करमेशवरासमोर॑ 'शौलांस राजा केले;  ते्िः  त्योर्मॉः 
* परॅकबरास' शोत्यर्पणांचे यज्ञ केले; आणि” झोळे*बंः 
. इक्लॉएल लोक यांमीं. तेथें मोठा उत्ट्व केला 






> . “८ शमुवेल संव इरूपएल लोकांस म्हणाला. . 
$९ गह, तुम्ही मला जें कांही सांगितले ते संगळे 
मी. ऐकून तुम्हांवर राजा नेमिला आहे. २ तेर 


"आतां पाहा, तो. राजा तुम्हांसमोर वर्तत आहे; नॉ 


तर ब्रद्द झालो. असून माझे केस पिक्रठे आहेंत; आणि 
पाहा, माझे' पुत्र तुम्हांमध्यें आहेत. मी बाळपणाषासूंल 
श््हा्सी 


समक्ष माझ्याविरुद्ध कांही. असेल तर  सोगा,्यॉ 
कोणाचा बैल. घेतला आहें : काय? कोणि भोढवं 
घेतल आहे. काय £ कोणाठी'- फसविले आहे! कार्य? 


'कोंणोंवर * बंलात्कोर* केलाः आहे. कांय “ डोंळेझीके 


करण्यासाठीं कोणाच्या .  हातूते. लांच * मैती ऑहे 
असें. काही असल्यास सांगा. म्हणजे भो 


कोणाच्या. हांतूने कांहीं घेतलें नाहीं. ५ तो त्यांस म्हणाला, 
माझ्या हातीं तुंम्हांस' कांही सांपडलें नाहीं याबद्दल 
आज, परमेश्वर तुमच्यासंबंधाने साक्षी आहे, व 
त्याचा . अभिषिक्तहे आज साक्षी आहे. ते म्हणाले, 
होय; तो साक्षी आहे. ६ शसुवेल लोकांस. म्हणाला, 
ज्यार्न मोशे. व अहरोन यांस नेमिले व तुमच्या वाड- 
वडिलांस मिसर देशांतून आणिळे. तो परमेश्वरच होय.” 
७ तर आतां. तुम्ही स्तब्ध उभे राहा म्हणजे तुम्ही व 

चे वडील यांच्या बाबतींत परमेश्वराने. जीं न्याय- 
कृत्यें केलीं त्यांच्यासंबंधाचा वाद मी तुमच्याशी परमे- 
श्ररासमोर . चालवितो. ८ याकोब मिसरांत गेला आणि 
तुमच्या वाडवडिंलांनीं परमेश्वराचा धावा केला तेव्हां 


परमेश्वराने मोहे व अहरोन - यांस. पाठविळें व त्यानें 


तुमच्या वाडवडिलांस. मिसरांतून काढून आणून या स्थळी 
बसविलें; . ९ पण. त्यांचा. देव . परमेश्वर याचें त्यांस 
विस्मरण  झाळें. तेव्हा : त्यानें हासोराचा सेनापति 


श० १९४५--१२३५४ 





त्यांस:-केलें, मंग ते' त्यांशी "लढले: १५: सयानी 
परमेश्वराचा. घावा£-करून म्हटलें, "आम्हीं पातिक-- केले 
आहे, . कारण-:.आम्ही - -थरसेश्वराला सोडून नालं व 
अष्टारोथ. यांची. भक्ति : केली; तर :-आतां ... आसिंच्या 
शत्रच्या . हातांतून :..आम्हांस .सोडीव .:म्हणजे आम्ही 
तुझी ..भक्ति. :करू..:.१ १. यावर परमेश्रवराने.. यरत्नाल,, 
बदान,; -.इफंताह-,:ब शमुवेल यांस पाठवून :मुम्हांस 
तुमच्या. . चहूंकडल्या - दातरूंच्या . हातांतून सोडविलं:त्र 
तुम्ही , निर्भय. राहूं. लागलां...१२ तरी पण अम्मोन्यांचां 
राजा जांडाहा आपल्यावर स्वास:,करीत आहे असें तुम्ही. 
पहिलें....तेव्हां. :परमेश्वर.. तुमका देव तुमचा राजा 
असूनहि कुपी. मला -म्हणालां> हें ठीक नाहीं, आम्हांवर 
राज्य-. करण्यास सांजा. असावा... 4३ तर आतां जो राजा 
तुम्ही, एनिवहूंन , घेवला..व मागून घेतला .तो हा .फाहा; 
परमेश्ररातें : तुम्ांवर -हा राजा. नेमित्ग.,आहे. १४. तुमी 
परमेश्वराचे. भय:-.धरून .:. त्याची भक्ति. करीत राहाल, 


त्यानी.;. वाणी - ऐकत: राहाल, त्याच्या... घर्मशाल्राविश्द 


मंडव्रा. करणार नाहीं ..आणि 'तुसच्यावर .स॒ज्य करगारा- 


हा, राजा दू : तुम्ही आपला. देव परमेश्वर याचें: अचुससा- 


कराल. तर बरें; :१५ परंतु: तुम्ही ..: परमेश्वराची काणी 
ऐकणार. . नाहीं ...आणि.- 'परमेश्रसच्या धर्मशासत्राविरुदधँ 
बंडावा. कराल . ततर परमेश्रराचा हात जसा: तुमच्या 
वाडवडिलांविरुद्ठ झाला; होता तसा. तुमथ्याहि बिरूद 
होईल. ..१६ आतां स्थिर उभे राह आणि परमेश्रर- 
तुम्हांसमक्ष मोठी कृति करणार आहे. ती पाहा. 
१७ आज गव्हाची कापणी चालू आहे ना? परमेश्वराने 
मेघगर्जना. करून - पजन्यत्र्रि करावी अश्शी मी प्रार्थना 
करीन, म्हणजे मग तुम्ही आपणांसाठीं राजा मागून परमे- 
श्वराच्या दृष्टीनें केवढा अपराध केला आहे हें तुमच्या 
लक्षांत येईल. १८. मग शसुबेलानें परमेश्वराची प्राश्रना 
केली, आणि परमेश्वराने त्याच दिवशी गर्जना व 
पर्जन्य्रश्रि केली तेव्हां सवे. लोकांस परमेश्वराची व 
शयुकेलाची. दहक्षत बसली. . १९ तेव्हां सवे लोक 
शसुवेलास म्हणाळे, आपल्या  दासांम्रीत्यये आपला देव 


%.शेखुवेल 
न सीसरा, पलिष्टी : लोक आणि -मवाबंचा . राजा> यांच्या 





वस्मेश्रर याची आ्रार्थना. करा .म्हणजे . आम्ही -मरावयाचें 
नाही; आम्हीं. राजा . मागितला. : त्यायुळें आमच्या 


“एकंदर पातक्रांस हँ. एक. दुष्कर्म आम्हीं जोडिळें आहे. . 
:२० शमुवेल...डोकांस : म्हणाला, . भिऊं «नका, : हें. दुष्कम 
'तुम्हीं . केळे आहे. खरे, पण आतां. प्रस्मेश्वराला 
:अनुसरण्याचें. . सोडून दुसरीकडे वळूं नका, ता. 
'मनोभावें परमेश्वराची. सेवा. करा. 


२१:ज्या. निरर्थक. 
वस्तूंपासून. तुम्हांस. क्रांही. लाभ व्हावयाचा -नाहीं चे तुमचा. 
उद्घार व्हावयाचा : नाहीं: त्यांच्यामागे लागूं. नका; ' 


,काऱरण त्या: केवळ निरर्थक होत. २९२ परमेश्वर आपल्या 


थोर  नामास्तब.. आपल्या,-.लोकांचा त्याग..करणार नाही; 


कारण. परमेश्वराने, कृपाबेत . होऊन: तुम्हांस. . आपले 
'प्रजाजन' केलें. : आहे. २३ तुम्हांसाठीं . प्रार्थना करा- 
'बयाची सोडून देणें हा - परमेश्वराचा अपराध--माझ्या . 


हातून न घडो; मी तुम्हांस चांगला. वः सरळ भग 
दाखवितो; २४ मात्र तुम्ही परमेत्रराचें भय. धरा व 


सत्याने व जिर्वेभावें. त्याची सेवा क्ररा; त्यानें तुम्हांसाठीं 
केवढी महत्कृत्यें - केलीं .. आहेत ग्राचा विचार करा; 


२५- पणं तुम्ही दुष्कृत्ये करीत : राहाळ तर तुम्ही ष्ट 
व्हाल,व तुमचा राजा नर॒ होईल. 

:'१ झोल [ तीस ] वर्षांचा असतां राज्य 
१ छे कह लागला. त्यानें दोन वर्षे इक्षाएलावर 

राज्य केल्यावर २९ इल्लाएलांतळे. तीन हजार: 
पुरुष. निवडिले; त्यांपैक्री दोन ' हजार शौलाबरोबर 
मिखमादा येथें व॒बेथेलच्या डोंगरावर राहिले आणि 
एक हजार योनाथानावरोबर बन्यामिनाच्या गिब्यांत 
राहिले; वरकढ संत्रे लोकांस त्यानें आपआपल्या 
डेऱ्यांकडे रवाना केलें. ३ गिबा येर्थे पलिष्टधांचें 
ढार्णे होतें. त्यावर . योनाथानाने मारा केला; हें 
वर्तमान पलिष्टय़ांच्या कागी रेळे. मग शौलानें 
देशभर रणशिंग: वाजवून लोकांस सांगितलें. कीं जी 


लोकहो, कान द्या. ४ शौलानें पटिष्ट्यांच्या ठाण्यावर 
मारा केला आणि पलिष्टी लोकांना इक्लाएलाचा वीट 


आला, हें सर्वे इल्लाएलाच्या कानी गेलें, हे ऐकून 
१ मुळांतः एक 





३०४ 


अ० ऐके 





लोक शौलाजवळ गिल्गालांत जमा झाले. 


५ तेव्हां पल्टी लोक इल्लाएल लोकांशीं लढण्यास 
जमा झाळे; तीस हजार रथ, सहा हजार स्वार आणि 


संसुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूइतके विपुल लोक - एकवट 


झाले; त्यांनीं . बेथ-आवेनांच्या पूर्वेस जाऊन मिखमाश: 


येथें तळ दिला. ६ आपण पेंचांत सांपडलों आहों असें 
इस्लाएल लोकांनीं पाहिलें, ( खरोखरच त्या लोकांस संकट 


प्राप्त झालें होतें, ) तेव्हां ते गुहा, झुडपे, खडक, दुर्ग. 
व विवरें यांत: लपले. ७ कित्येक इस्री लोक यार्देन: 
, 'ओळांद्न::गादे: व- गिलाद या प्रांतांत गेळे, पण शोल; 
गित्गाळांतच “ राहिला, व सवे लोक थरथरां कापत. 


त्याच्या मागून गेले. 
८ शमुवेलानें मुदत ठरविली. होती तीप्रमाणें सात 


_ दिवस तो वाट पाहते राहिला; पण शंसुवेल गिल्गालास 
आला नाहीं म्हणून लोक त्याजकडून निघून पांगूं लागले. 


९_ तेव्हां होमबलि व शांत्येपेणें मजकडे आणा असें 
सांगून शोलानें स्वतःच होम केला. १० त्यानें होमाची 
समाप्ति केली तोंच इामुबेल आला; तेव्हां शौल त्याला 
भेदून “नमस्कार करावयास बाहेर गेला. ११ शसुवेलानें 
त्यालो  विचारिळें, तू हें काय केलें १ शौलानें म्हटलें. 
जेव्हां मीं पाहिलें कीं ठोक मंजकडूंन पांगत आहेत 
ठरलेल्या मुदतीच्या आंत आपण आलां नाहीं आणि 
पलिष्टी लोक मिखमाश येथे एकत्र जमून आले 
१२ तेव्हां मी म्हणालो, आतां पलिष्टी लोक 
गिल्गालांत येऊंन मजवर हल्ला करितील, आणि मीं 
'तर ' परमेश्वराचा प्रसाद अजून मागितला नाह; 

माझ्या ' मनांविरुद्ध वागणे भांग पहून मीं होम केला. 
१३ शसुवेल शोलास म्हणाला, तू मूखपणा केला; तुझा 
देव परमेश्वर याने तुला केळेठी आज्ञा तूं. मानिली 


, नाहीं; मानिंठी असती. -तर॑ परमेश्वराने इत्लाएलावर 


, :सुहें ताज्य निरंतरचें स्थापिळें असतें १४ पण आतां 
दु राज्य: कायम: * राहावयाचे “नाहीं. परमेश्वराने 
आपल्यासाठी आपल्या ममासारखा मंमुष्य धुहून त्यास 
आपंल्या लोकांचा ' अधिपति नेमिळें आहें; कारण 
. परमेश्वराने तुला केलेली आह्ञा तूंपाळिली नाही... 
|. २. 


अन्यामिनाचें गिबा येथें. 
बरोबरची माणसें, मोजिलीं तीं सहाशे भरली. १६ झौल 
त्योचा पुत्र योनाथान व त्यांच्याबरोबर असलेलें “लोक 
बंन्यामिनाचें गिबा येथें राहिले; 





१५ मग शासुवेळ तेथून निघून 'गित्गासरहून 
गेला. शौलानें * आपल्या 


पलिष्टी मिंखमा 
येथें तळ देऊन राहिले. १७ मग पलिष्टयांच्या छावर्णी- 
तून लटाळूट करणारे . लोक तीन टोळ्या करून निघाले; 
एक टोळी छुवाळ नामक प्रांताकडे अफ्राच्या - वोरेते 
5 १८ दुसरी टोळी बेथ-होरोनाच्या वाटेने गेली 
आणि' तिसरी टोळी संबोहेम खोऱ्याकडीरु- प्रांताच्या .. 
वाटेने सानाकडे गेली. 
“4९ इल्लाएलाच्या अवघ्या देशांत -कोणी' लोहार 
मिळत नसे; कारण इग्री लोकांस*' तरवारी. अथवा 
भाठें करितां येऊं नयेत असा पलिष्टेंथांचा उद्देश होतो. 
२० फाळ, कुदळ, कुऱ्हाड व दांताळें यांस धार 
लावावयाची असली तंर सवे इत्राएल लोक पलिष्ट्यांकडे 
जात; २१ त्यांची दांताळीं, कुदळी, फाळ, कुऱ्हाडी व 
पराण्या ही बोथट राहत. २२ ह्यामुळें युद्धाच्या समयीं 
असें झालें कीं शौल व योनांथान यांच्याबरोबर असंलेल्यां 
कोणाहि मनुष्याच्या हातीं तरवार किंवा भाला नव्हता. 
शौऊ व. त्यांचा पुत्र योनाथांन यांच्यांपा्शी मात्र 
दी हत्यारे होती. २३ नेत्र पठिष्टी आपले ठाणें 
उठवून मिखमांशाच्या घाटांत गेले हि | 
-"_ १ घके दिंवशी शौलांचा पुत्र थोनाथानं 
९ आपल्या श्नवाहक तरुण सेवकाला म्हणाला 
चंठ, आपण पलीकडे पलिष्ट्यांचें. ठाणें आहे 
तेथे जाऊं; पण त्याने हे. बापास कळविळे नाहीं. 
२ शौल गिज्याच्या सीमेवर मिग्रोन येथील डाळिंबीच्या 
झाडाखाली राहिला होता व त्याजबरोबर सुमारे सहाशे. 
लोक: होते; ३ अहीया निन अहीट्ब ( ईखाबोदाचा. 
भोऊ ). बिन फिनहास बिन एली हा शिलोंत परमे- 
श्वरांचा याजक होता; तो एफोद धारण कलन त्याज- 
बरोबर होता. योनांथान गेला हें लोकांस माहीत नव्हतें. 


१४ ज्या घाटांनी-योनाथान. पटिष्टयांच्या<. छावणीकडे 
जाळं. पोहत होता' त्यांच्या एका बांजूळा एक व दुसर्‍या 
डै ० ध् व 


सर १४७:४-२५७ 


१. इपसुवेठ 





एंक असे दोन सुळके होते; एका सुळ्क्याचे 
नांव बोसेस व दुसऱ्याचे नांव सेने असें होते. ५ एक 
सुळका उत्तरेकडे मिखमाशासमोर व दुसरा दक्षिणेस 


गिब्याससोर आहे. ६ तेव्हां. योनाथानाने आपल्या 
शक्लवाहक तरुण सेवकास , म्हटळें, चल, आपण त्या 
बेसुनत लोकांच्या ठाण्याकडे जाऊ कदाचित्‌ परमेश्वर 
आपले कार्य करील; परमेश्वराला. बहुत लोकांच्या 
द्वारे. किंवा थोडक्यांच्या ह्वारे . सुटका करण्यास हरकत 
नाहीं. * ७ त्याच्या :-शक्नवाहकानें , त्यास म्हटले, 


- आपल्या. मनास येईल. ते सगळे करा, तेथें चला; :आप्रल्या' 


मर्जास येईल त्यांत .मी आपल्याबरोबर आहें: ८ योना- 
थान म्हणाला, पाहा, आपण त्या मुष्यांजवळ जाऊन 
त्यांच्या दृष्टीस. पह. .« . ते जर आपल्याला म्हणाले. की 
थांबा, ,आम्ही, तुमच्याकडे येतों, , तर आपण जागच्या 
जागीं..थांबूं, त्यांच्याकडे वर जाणार. नाहीं; १० 

जर ते म्हणाळे, आमच्याकडे वर या, तर आपण वर 
जाळं; परमेश्वराने त्यांस. आमच्या हातीं दिळें आहे 


याची हीच खूण आपण समज. ११ मग ते. दोघे. 


पलिष्ट्यांच्या ठाण्यांतील माणसांच्या . दृष्टीसमोर गेले, 
तेव्हां पलिष्टी म्हणाले, पाहा, इनी लोक. बिळांत 'लपून 
राहिले होते ते आतां. बाहेर पडत आहेत. १२.-त्या 
ठाण्यांतळे होक योनाथानास व त्याच्या. शक्वाहकास 
ग्दणाळे, तुम्ही आम्हांकडे या; म्हणजे . आम्ही... तुम्हांस 
कांहीं, दाखवू. .योनाथान आपल्या शत््रवाहकास म्हणाला, 
माझ्यामागून. वर. ये; .. कारण . परमेश्वराने ..त्यांस,. शखा- 


एलाच्या हातीं दिळें. आहे. १३ योनाथान व. त्यांच्या- 


भागून त्याचा राखवाहकं हे मेटाकुटीनें वर्‌... चढले. 
योनाथानापुढें पलिष्टी लोक चीत. झाळि. व: त्याच्या 
शक्षवाहकाने त्याच्यामागून जाऊन त्यांचा . संहार 


केला.. १४ योनाथान - व त्याचा झस्त्रवाहक. .यांनीं<जी : 


पहिली कत्तल केली तींत. एक. 'बिधाभर . जमिनीवर 
सुमारें वीस माणसें पडलीं. १५ मग छावणीतील . व 
मैदानांतील,- इतर सर्वे लोकांचा :- थरकांप- झाला; 
ठाण्यांतील लष्कर व रूट करणारे .लोक-> हेहि . थरथरा 
कांपू. लागळे; भूसिहि. .कंपायसान झाली; : या प्रकारें 


प्रचंड कंप झाला. १९ इकडे बस्यामिनाच्या . गिब्यांतल्या 
शोलाच्या ,पहारेकऱ्यांनीं पाहिळें तों सकुदाय विसकळून 
जात. होता, ठोक जिकडेतिकडे पांगत होते. ल 

१७ तेव्हां शझौलाने आपल्याबरोबरच्या लोकास 
म्हटलें, आपल्या लोकांची मोजणी करून त्यांच्या- 
मधून कोण गेछे तें पाहा. त्यांनीं मोजणी केली तों 
योनाथान व त्याचा शस्त्रवाहक हे नव्हते. १८ तेव्हां 
शौळ अहीयास म्हणाला, देवाचा कोश इकर्डे आण. 
देवाचा कोश त्या समयीं इस्राएल लोकांबरोबरच होता. 
75९. छौल . याजकाशी बोलत असतां ' पलिष्टेथांच्या 
-छावणींत गलबला :वाढत चालला, . तेव्हां शौल- याजंकास 
म्हणाला, भापला हात काढ. २० मग शौल व त्याच्या- 
बरोबरचे सर्वे लोक एकत्र जमून लढाईस गेले; तेव्हां 
प्रत्येकाची तरवार त्याच्या त्याच्या सोबत्यावर चाळून 
ते पराकाष्ठेचे घाबरून . गेले; २१ आणि जे. इब्री पूर्वी- 
पासून पलिष्ट्यांबरोबर होते. व जे चोहोंकडून त्यांच्या 
छावणीस येऊन मिळाले होते तेहि शौळ व योनाथान 
यांजबरोबर असलेल्या इस्माए७ळ लोकांस येऊन: मिळाले. 
२२ तसेंच जे इश्माएल लोक . एफ़ाइमाच्या .डोंगरराळ 
प्रदेशांत लपून. राहिले होते त्यांनीं जेव्हां. ऐके कीं 
पलिष्टी लोक पळत आहेत तेव्हां त्यांनींहि .त्यांच्याशीं 
लहून त्यांचा जबर पिच्छा पुरविला. २३ या प्रकारें 
परमेश्वराने त्या दिवशीं. इखाएल लोकांचा बचाव 
केला आणि ते लढत लढत पलीकडे बेथ-आवेना- 
पर्यंत गेळे. २४ त्या .दिवशी इख्लाएह लोक आति 
क्लेश पावले; कारण . शोलानें लोकांस . शपथ . घातली 
होती कीं मला आपल्या शत्रूंचा सूड घ्यावयाचा आहे. 
तर संध्याकाळपूर्वी जो कोणी .अन्नास स्प. करील 
त्याला जाप लागो; यास्तव त्याच्या लोकांपैकी .कोणीहि 
अन्नास शिवला नाहीं. २५ मग सवे लोक एका वनांत 
आले; तेथें जमिनीवर मध होता. २९६ लोक वनांत 
आले तेव्हां मधाच्या धारा लागलेल्या त्यांनीं पाहिल्या. 
पण कोणीहि तो हातांत घेऊन तोंडास लाविला नाहीं, 
कारण लोकांस शपथेची भीति होती. :२७ आपल्या 
बापाने ठोकांस शपथ घालून मनाई केली होती हें. योना- 


३०६ 


१ शलुके 


अर १४५२७-४८ . 





-यानास ठाऊक नव्हते; म्हणून त्याने आपल्या हातांत. 


असलेल्या .काटीचें टोक पुढें करून: मघाच्या पोळ्यात 
खुपसर्ठे; आणि मध हातांत. घेऊन . तोंगशी नेला 


तेव्हां त्याचे डोळे टवटवीत झाले. २८ .एका मनुष्याने 
त्यास म्हटळें, तुमच्या बापाने लोकांस शपथ चाळून: 
,ब्रजञावून सांगितलें आहे कीं आज जो. कोणी मेनुष्य कांहीं 
अन्न खाईल त्याला शाप लागो. लोक तर व्याकुळ झाठेः 


होते. २९ योनाथान म्हणाला, माझ्या. बापाने देश 
-कष्टी करून. सोडिला आहे; मीं हा मध थोडासा 
चाखिला. तोंच. माझे. डोळे. कसे टवटवीत झाले आहेत 
पाहा; ३० तर इनत्रृंकहून मिळालेल्या लटींतून लोकांनीं 
यथेच्छ खां असतें तर आज किती तरी बरें झालें 
असतें; कारण पलिष्ट्यांचा. संहार फारसा झाला नाहीं 
३१ त्या. दिवशीं मिखमाझापासून अयालोनापर्यंत.. ते 


'परलिष्ट्यांस चोपीत गेले; पण ते अगदीं व्याकुळ 


होते; २२ म्हणून ते लटीवर तुटून पडळे आणि मेंढरे, 
बैल व॒ वासरे जमिनीवर कापून रक्तासहित 
खाऊं लागले. ३३ शौलास कोणीं सांगितलें कीं लोक 
रक्तासहित मांस खाऊन परमेश्वराचा अपराध करीत 
आहेत. तेव्हां तो म्हणाला, तुम्हीं विश्वासघात केला 
आहे; एक मोठा दगड मजकडे लवकर लोटून आणा. 
३४ शौल. म्हणाला, लोकांमध्यें चोहोंकडे जाऊन त्यांस 
सांगा कीं आपआपले बेल व मेंढरे माझ्याकडे घेऊन 
या आणि येथेंच कापून खा; रक्तासुद्धां मांस खाऊन 
परमेश्वराचा अपराध करूं नका. तेव्हां सवे लोकांनीं 
त्या रात्री. आपआपले बेल * तेथें नेऊन कापिले. 
३५ शझोलानें परमेश्वराप्रीत्य्थ एक वेदी बांधिली; ही 
पहिलीच वेदी त्यानें परमेश्वराप्रीत्यर्थ बांधिली. 


पाठलाग करून सकाळपकत त्यांस ळर; त्यांतला एक 
मनुष्यक्ति सोडितां कामा नये. ते म्हणाले, आपणाला बरें 
वाटेल तसें करा. त्या वेळीं याजकाने म्हटलें, चळा, आपण 
येथें देवासमीप जाऊं. ३७ शोलाने देवास विचारिलें, मी 


पलिष्ट्यांचा पाठलाग करू काय ? तूं त्यांस इश्लाएलांच्या 


हातीं देशील काय १ पण त्यानें त्या दिवशीं त्यास 





उत्तर :दिळें नाही.. ३८ शौ म्हणाला: “लोळल्ककह्े :: 
इकडे: याः आज. कोणत्या. प्रकारें हें. पातक:-झाळें आहे. 
याचा:.शोव करून पाहा. ३९ इसाएत्करेस-. उद्धरभाऱ्या 


:प्ररमेश्वरांच्या. जीविताची शपथ, हें पातक. माझा : पुत्र 
-ओनाथान.. याकडून झालें असलें . तरी तोहि. अवक््य 


मारिला जाईल; पण: त्या लोकांपैकी. कोणीहि बोलेना. 
३ सम त्यानें इस्चाएल .ोकांस सांगितलें, तुम्ही. एके 


- बाजूस व्हा आणि मी व माझा पुत्र योनाथान. दुसऱ्या 


बाजूस होऊं. लोकांनी शोळास म्हरलें, आपणाला वरें 


वाटेल तसें करा. ४१ झोल इस्राएलाचा देव परमेश्वर 


यास म्हणाला, खरें काय तें आम्हांस दाखवून. दे. 
तेव्हां योनाथान व शौल यांच्या नांबांची चिठी ' 
निघाली आणि लोक सुटले ४२ झल म्हणाला, 


आतां . माझी व माझा पुत्र योनाथान याची. चिठी . . 


टाका... तेव्हां योनाथानाच्या नांवाची चिठी निघाली. 
४३ शौळ योनाथानास म्हणाला, तूं काय केळें तें मठा 
सांग.  योनाथानाने सांगितलें, आपल्या हात्तांतील 
काठीच्या टोकानें मीं थोडासा मध चाखिला खरा; 
आतां मला मरणें प्राप्त आहे. ४४ शौल म्हणाला, 
परमेश्वर असेंच करो, किंबहुना याहून अधिक करो; 
योनाथाना, तुला अवश्य मेळे पाहिजे. ४५ तेव्हां 
ठोक शोलास . म्हणाले, ज्यानं इस्राएलाचा एवढा 
उद्धार केला तो ग्रोनाथान मारावय़ाचा. काय १ असें 
कदापि. होणें नाहीं; परमेश्ररांच्या जीविताची दापथ, 
त्याच्या डोक्यावरचा एक केसहि भूमीवर पडतां. कामा 
नये; कारण त्यानें आज परमेश्रराच्या पक्षाने कामगिरी 
केली आहे. या प्रकारें लोकांनीं योनाथानाचा वचाव 


' केला, तो मेला नाहीं. ४६ शोल पलिष्ट्यांचा पाठलाग 
२६ शोल म्हणाला, आपण आज रात्रीं पलिष्ट्यांचा : 


करण्याचें सोहून परत गेला, आणि पलिष्टीहि आपल्या 
ठिकाणीं गेले. 

४७ - इत्लाएलावर राज्य स्थापीत . केल्यावर शोळानें 
मवाढी, . अम्मोनी, अदोमी, सोबाचे . राजे व: पेलिष्टी 
यांशीं युद्ध केलें व जिकडेजिकडे तो जाई - तिकडे 
तिकडे तो विजयी होई. ४८ त्यानें पराक्रम केला 
आगि अमालेकी लोकांस पादाक्रांत करून इखाएलास 


३०७ 


अ० १४४४८--१५:५१९ 


जे- लुंटीत असंत .त्यांच्या हातांतून'-त्यांस सोडविले 
- 7.८ शोलाचे' पुत्रे “योनाथानं, हीं व॑ मलंडीयुवी 





हे होते; त्यांच्या. दोन कन्यांचीं नांवें, मोंठीचें- नांव मेरेंब . 
च धाकटीचें नाव मीखळं, अशीं होतीं. ५० शौलांच्या, 
स्त्रीचे नांवं अहींनवामर असें होतें; ती. अहीमांस यांची. 
कन्या. शौठांचा. काका नेर याचो पुत्र अंबनेर हा. 


सेनापति होता. ५१ शौटांचाः बापे*कीठा; अंबनेरीचा 
बाप नेर हां अकरियेलाचा पुत्र 


५२. शौलाच्या. आयुष्यभर पेलिष्टयांशीं . बिकट: 
खढाईे चालू राहिली; यास्तव झोळास कोणी पराक्रमी 


- अथवा शूर पुरुष आढळला तर तो त्यास आपल्या 
पदरी ठेवून घेई 
-. _” __ १  शामुवेलळ शोलास म्हणाला, परमेश्वराने 


१ (९ आपली प्रजा इल्लाएल “लोक योंजषंर राजा. 
होण्यासाठी . तुला अभिषेक करावयास मला! 
पाठविलें. होतें; तर आतां. परमेश्वराचे म्हणणें ऐक. 


२ सैंनाधीश परमेश्वर म्हणतो, इद्लाएठ मिसरातून येत 
. असतां अभालिक मार्गात त्यांजवर हल्ला करंण्यासाठीं 
टपून बसून त्यांशीं कसा वागला याचें मला . स्मरण 
आहे. ३ तर आतां. जाऊन अमालेकास भर दे. 
त्यांच्या सर्वस्वाचा विध्वंस कर, त्यांची गय करूं नको, 
पुष, स्रिया, अभकें, तान्ही बाळे, बैल, मेंढरे, उंट 
आणि गाढवे या सर्वांचा संहार क्रर. 
_ ४ मग शौलानें लोकांस जमा करून तलाईम येथें 
त्यांची मोजणी केली, तेव्हां दोन लक्ष पायदळ व 
यहूदांनील . देहा हजार पुरुष भरले. ५ नंतर शोल 
अमालेक्‍्यांच्या एका नगरापाशीं जाऊन खोऱ्यांत दबा 
धरून बसला. ६ शौल केनी लोकांस म्हणाला, तुम्ही 
अमालेक्‍्यांमधून निघून जा, नाहीं तर त्यांच्याबरोबर 
तुमचाहि संहार व्हावयाचा; कारण इस्लाएह लोक 
मिसरांतून आले तेव्हां तुम्ही त्यांशीं स्नेहाने वर्तलां. या- 
वरून केनी अमालेकरयांतून निघून गेले. ७ मग शौलानें 
हवीलापासून मिसरासमोरील झराच्या मार्गापर्यत 
अमालेक्य़ांस मार देत नेलें. ८ त्यानें अमालेक्यांचा 
राजा अगाग याला जीवंत पकढिले, आणि सवे 





'लोकांचा. तरवारीनं: निखालस संहार. केला. ९ तरी पण 


शौलानें व लोकांनी अगागाठा जीवंत राखिले; 
त्यांचप्रमार्णे * उत्तम उत्तम .मेंढरे, बैल, पुष्ट पश्च, 
कोंकरें- आणि जें जें कांही चांगळें होतें तें त्यांनीं 


-सखून ठेविटें; 'त्यांचा अगदीं नाश करावा असें त्यांस 
'वोटलें- नाही,: तर जें कांही टाकाऊ चे कुचकीमाचें 


होतें त्यांचाच त्यांनीं अगदीं नाश केला 
१० मंग शमुवेलास परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें 


'कीं ११ मीं शोठास राजा केळें याचा मला पस्तावा 


होत आहे; कारण मला अंनुसरंण्याचें सोडून देऊन त्यानें 
माझ्या आज्ञा पाळिल्या नाहींत. यावरून शमुबेलास 
संताप आला व तो रात्रभर परमेश्वराचा घावा करीत 
राहिला. १२ सकाळीं अगदीं पहाटेस शमुवेल उठून 
शौलास भेटावयास गेला; तेव्हां त्यास कोणीं सांगितळें 
कीं शौळ कर्मेलास आला आहे. एक विजयस्तंभ 
उंभारून चोहोकडे फिरून तो गिल्गालास गेला आहे. 


'१३ शमुवेल शौलाकडे आला तेव्हां शोळ त्यास 


म्हणाला, परमेश्वर आपलें कल्याण करो; मीं. पंरमे- 
श्वराची आज्ञा पाळिली आहे. १४ शसुवेल म्हणाला. 
तर शोरडांमेंढरांचें बेंबावणें आणि गुरांचे हंबरणें 
माझ्या कानीं पडत आहे याचा अर्थ काय £ १५ शौळ 
म्हणाला, लोकांनीं ती अमालेक्‍्यांपासून . आणिलीं 
आहेत; आपंला देव परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्ध बलि 
अरपैण करण्यासाठीं त्यांनीं उत्तम उत्तम मेंढरे व 
गुरे राखून ठेविली आहेत; बाकी सर्वांचा आम्हीं 
अगदीं नाश केला आहे. १६ इासुवेल शोलास 
म्हणाला, पुरे कर; परमेश्वर मला रात्रीं. काय म्हणाला 
तें मी तुला सांगतों; तो म्हणाला, सांगा. १७ शमुवेल 
म्हणाला, तू आपल्या दृष्टीने क्षुद्र होतास तरी तुला 
इस्याएल कुळांचा नायक केलें न ६ आणि तूं इस्वाएलाचा 
राजा व्हावें म्हणून परमेश्वराने तुझा अभिषेक केला 
ना ६ १८ मग परमेश्वराने तुला मोहिमेवर पाठवून 
सांगितलें कीं जा, त्या पापिष्ठ अमालेक्यांचा सवेस्वीं 
संहार कर, आणि ते नष्ट होत तोंपर्यंत त्यांजशीं 
युद्ध कर; १९ असें असतां तू परमेश्वराचा 


३८ 


$ज्वमुवेल 
_ केलेंच आहे; तरी .परण आतां माझ्या*अजेच्या 





शब्द कां ऐकला नाहीं £ 


"भादे; * परमेश्वराने मला. पाठविळें . त्या मार्गीनें भी 
शैली * आणि अमालेक्यांचा ' अगदीं संहार कॅलून 


'उत्यांचा राजा अंगाग यांस. घेऊन आलो आहे;. २१ पण: 


ज्या लंटीचा. नाश कॅरांबयाचा होता तींतून लोकोंनीं 
उत्तम उत्तम वस्तु म्हणजे. मेंढरे व गुरें हीं तुझा देव 


'परमेश्वेर* यास गिल्गाले येथे यज्ञ करण्यासाठीं राखून 


. ठेविली आहेंत. २२ तेव्हां शह्ुवेल म्हणाला, परमे: 
श्वरांचा शब्द पोळिल्यानें जसा त्याला संतोष होतो 
तंसा द्दोभानीं व यज्ञांनी. होती काय £ 'पाहा, यज्ञापेक्षां 


आज्ञा. पाळेणें बरें; एडक्यांच्या वपेपेक्षां वचन ऐकणे 


बरें. . शर अवल्ञा जादुगिराच्या. 'पांतकासमान आहे, 
आणि हद्द हा मूर्तैपूजा . वं. कुलदेवंतार्चन यांसारखा 
आहे; तूं परमेश्वराचा शोंब्द मोडिला आहे. म्हणून 
त्यानेंहि तुला 'राजपंदावरूंन झुगारून ' दिलें आहे. 
२४ तेव्हां शोल शसुवेलास म्हणाला, मीं पाप केलें 
आहे; मीं परमेश्वराच्या आज्ञेचे व॑ आपल्या शब्दाचे 
उल्लंघन केळे आहे; कारण मीं लोकांस भिऊन त्यांचें 
म्हणणें ऐकळें. २५ तर आतां 'मांश्या पातकाची क्षमा 
करा आणि माघारी फिरून मजबरोबर या, म्हणजे मी 
परमेश्वराची उपासना करीन. २६ झामुवेल शोलास 
ग्दणाला, मी तुजबरोबर परत येणार नाहीं; कारण तूं 
परमेश्वराचा शब्द झुगारिला आहे, आणि' परमेश्वराने 
इस्राएलावरीलळ राजपदावरून तुला झुगारिलें आहे. 
२७ दामुवेळ जाऊं लागला तेव्हां त्यानें त्याच्या 
झग्याचा काठ धरिला व तो फाटला. २८ तेव्हां शसुवेल 
त्यास म्हणाला, परमेश्वराने इस्राएलावरील तुझें राजपद 
तुजपासून 'फाडून'- घेऊनं तें तुझ्याहून जो बरा अशा 
ठुझ्या एका शेजाऱ्यास दिलें आहे. २९ जो इल्लाएलाचें 
केवळ वैभव आहे तो खोटें बोलणार नाहीं; तो पस्तावा 


करावयाचा नाहीं, त्यास पस्तावा . व्हावा असा तो 
क्ांही मानव नाहीं. ३० मग तो. म्हणाला, मीं :तर 


१ मुळांत: तेराफीम: उत्पत्ति २१:१९ पाहा. 





तूं. ठटीवर झँडप घालून _ 
"परमेंशवरांच्या दृटटीनें जें वाईट तें कां केलें: २०शोळ, 
'शेमुवेलास म्हणाला, मीं. तर परमेश्वराचा शब्द पाळिला; 


अ०- ९५१५९-१६४ 








चडील जनांसमोर :व इस्राएलासमोर माझा .मान-!राखा 
व मजबरोबर परत या म्हणजे आपला देव परमेंग्वर याची . 
मी उपासना करीन. - ३१. ह्यामुळें. रासुवेल झोलामागून 
परत गेला आणि शोलानें परमेश्वराची उपासना केली. 

. ३२. मग रामुवेल म्हणाला, अमालेक्यांचा :राजा 
अग्राग- यास मजकडे घेऊन या: तेव्हां अगाग वेड्या. . 
घातलेला .असा त्याजकडे आला. अगागास वाटलें 
होतें कौ आतां. आपलें ' मरणसंकट खात्रीनें टळले 
ओहे. : २३ रासुवेल. त्यास म्हणाला, तुझ्या तरवारीने 
स्रिया जशा अपत्यहीन केल्या आहेत, त्याप्रमाणें तुझी 
साता. स्त्रियांमध्ये अपत्यहीन होईल. मगं झासुवेलानें 
गिल्गालांत परमेश्वरासमोर -अगागाचे तुकडे तुकडे केले. 

३४ मग शमुवेल रामा. येथे. गेला आणि शौल 
आपलें. नगर गिबा येथें स्वग्रहीं गेला. २५ इामुवेल 
मरेपर्यंत पुनः शोलाच्या भेटीस: मेळा नाहीं; तरी 
शमुवेल शोलासाठीं. विलाप करीत असे; आणि आपण 
शौलास : इद्माएलावर राजा केळे. याचा परमेश्वरास 
अनुताप झाला. । 

१ मग परमेश्वराने शसुवेलास म्हटलें, मीं 

१६, शौल्यास इस्लाएलाच्या राजंपदावरून झुगारून 

दिळें आहे, तर तूं त्याच्यासाठी कोठवर झोक 
करीत राहणार १ शिंगांत तेल भरून चल; मी तुला 
इशाय बेथंलहेमकर याजकडे पाठवितो; कारणे मीं 
त्याच्या एका पुत्रास माझ्याकरितां राजा निवडिलें 
आहे. २ झसुवेल म्हणाला, मी जाऊं कसा? शोला 
हे. ऐकले तंर तो मला जिवें मारीळ. तेव्हां परमेश्वर 
म्हणाला, तूं आपल्याबरोबर एक कालवंड घेऊन जा 
आणि सांग कीं मी परमेश्वराप्रीत्य्थ यक्ष करावयास 
आलों आहें; ३ मग यज्ञास येण्याचे इशायास आमंत्रण 
कर, म्हणजे तुला काय करावयाचें तें मी सांगेन; मी 
तुला सांगेन त्याचा तू मजसाठीं अभिषेक कर. 
४ परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे शमुवेलाने केलें; व तो 
बेथलहदेमास गेला. तेव्हां त्या. नगरांतळे वडील जन 
थरथर कांपत॑ त्याला भेटावयास आले, व त्यांनीं 


२१०५ 


अ० १६४४-१७३ 


व बिचारिळे, आपण त्नेहभावारने आलां आहां काय 
५ तो म्हणाला, मी स्नेहभावानें आलों व्यहे; ओऔ परग्रे- 
श्वराप्रीत्यर्थ अक्ल करण्यास . आलों आहें; तुम्ही शुद्ध 
होऊन - मजबरोबर यहःस या. त्यानें इद्याच व त्यांचे 
पुत्र यांस पवित्र होऊन यज्ञास येग्याचें. आमंत्रण दिळें. 
६ ते आले तेव्ह्य. त्यानें अलीयावासः. न्याहाळून पाहून 
म्हटलें, . परमेश्वरासमोर आलेला हाच परमेश्वराचा 
अभिषिक्त होय; ७ पण परमेश्वराने शमुभेलास ब्हटलें, 
तूं त्याच्या त्वख्मावर. अथवा त्याच्या शरीराच्या उंच 
काठीवर जाऊं नको, कारण. मीं त्याला नापसंत केलें 


आहे; मानवासारखें परमेश्वराचे पाहणें नसतें; मानव | 


बाहेरचे स्वरूप पाहतो. पण परमेश्वर हृदय . पाहतो. 
< मग इशायार्ने अबीनादाबास बोलावून शमुवेला- 
पुढून चालविले; . पण  हमुवेल म्हणाला, परमेश्वराला 


हाहि पसंत नाहीं. ९ मग. इशायाने शम्मा यास: 


त्याच्यापुढून चालविले, पण . शमुवेल म्हणाला, .परमे- 
श्वराळा हाहि पसंत नाहीं. १० या. प्रकारें इशयायानें 
आपले . सात पुत्र शसमुत्रेलापुढ्न चालविले: शसुवेलनें 
इशायास म्हटलें, यांतळ्य कोणीहि परमेश्वराने पसंत 
केला नाहीं. ११ इसुवेलानें इशायास विचारिलें, तुझे 
सवे पुत्र हजर आहेत काय? तो म्हणाला, एक सर्वांत 
धाकटा राहिला आहे; तो पाहा, शेरडेंमेंढरे राखीत 
आहे. तेव्हां शमुवेल इशायास म्हणाला, त्याला 
बोलावणे पाठवून आण; तो येईपर्यंत आम्ही भोजनास 
बसणार नाहीं. १२ त्यानें बोलावणे पाठवून त्यास 
आणिलें. त्याचा वर्ण तांबूस, डोळे सुंदर व स्वरूप 
मनोहर. होतें. तेव्हां परमेश्वराने त्यांस म्हटलें, ऊठ 
त्यास अभिषेक कर, हाच तो आहे. १३ मग शमुवेलानें 
तेलाचें शिंग हातीं घेऊन त्याच्या भावांमध्ये त्यास 
अभिषेक केला; आणि त्या दिवसापासून पुढें परमे: 
श्वराचा आत्मा दाविदाचे ठायीं जोरानं संचरू लागला. 
नंतर शमुवेळ उठून रामास गेला. 








म्हटळें, पाहा, देवाकडील एक दुरात्मा आपणाला बाधा 
करीत आहे. ९६. तर तंतुवाद्य वाजविष्यांत . निपुण 
असा मनुष्य शोधून आणण्याची स्वामींनीं. आपल्या 


तैनातीच्या सेवकांस आज्ञा द्यावी; असें केल्यास देवा- 


कडील दुरात्म्याची आपणाला बाघा होईल तेव्हां तो आपल्या 
हाताने वाद्य वाजवीळ व आपणाला बरें वाटेल. १७ यावरून 


“शोळ आपल्या सेवकांस. म्हणाळा, एक उत्तम वाद्य 


वाजविणारा - पाहून. मजकडे घेऊन. या. १८ तेव्हां 
एका तरुण सेवकाने उत्तर केळे, पाहा, :.मीं नेथलहेम- 
कॅर इश्याय याचा एंक पुत्र पाहिला आहे; तो वादन- 
कलेत निपुण असून प्रबळ व युद्धकुशल : बीर आहे, 
तसाच तो चांगला वक्ता असून . रूपवान आहे, आणि 
परमेश्वर त्याच्याबरोबर आहे.. १९ हे. ऐकून शौलानें 
जासूद पाठवून इशायाला . निरोप दिला की तुझा पुत्र 
दावीद शेरडेंमेंढरें राखीत : आहे. त्याला. मजकडे 
पाठवून दे. २० मग इशायानें भाकरींनी लादलेले एक 
गाढव, द्राक्षारसाचा एक बुधला व एक करडू हीं घेऊन 
आपला पुत्र दावोद याच्या हस्ते शौलाकडे पाठविली. 
२१ दावीद शौलाकडे जाऊन त्याच्या सेवेस हजर 
राहू. लागला; शल त्याजवर फार प्रेम करूं लागला 
व तो. त्याचा शक्नवाहक झाला. २२ शोठानें इशायास 
सांगून पाठविलें कीं दाबिदास माझ्या तैनातीस राहूं 
दे, कारण माझी त्याच्यावर मजी बसली आहे. 
२३ जेव्हांजेव्हां देवाकडील दुरात्म्याची शौलास बाधा 
होई तेव्हांतेव्हां दावीद वीणा घेऊन आपल्या हातानें 
वाजवीत असे; मग शौलास चैन पहून बरें वाटत 
असे, व तो दुरात्मा त्याला सोडून जात असे. 
१ पलिष्टी लोकांनीं युद्धासाठी आपल्या सेना 
६ (७ एकवट केल्या आणि यहूदा देशांतील सोखो 
या ठिकाणीं जमून सोखो व॒अजेका यांच्या 
दरम्यान अफस-दम्मीन येथें छावणी दिली. २ इकडे 
शोलानें आणि इस्राएल लोकांनींहि एकवट होऊन 


१४. इकडे परमेश्वराचा आत्मा शोलास सोडून | एला नामक खोऱ्यांत तळ दिला, आणि पलिष्ट्यांशीं 


गेळा आणि परमेश्वराकडून एक दुरात्मा त्यास बाधा । युद्ध करावयासः सैन्यरचना केली. ३ पलिष्टी एका 
कक. लागला. १५ तेव्हां शोलाच्या सेवकांनीं त्यास | बाजूच्या पहाडावर उभे राहिले, व दुसऱया बाजूच्या 
३१० . 


१-झमुवेल 
इद्लाएक . लोक उभे राहिले; त्या दोन | शेरडेंमेंढरे राखण्यासाठी . शोलाकडन जातयेत.. असे. 


नन््त्तत््--::::::>>>>-::२२>>>->->>२>->>>>>.__:>:-.<<<२>२>>« 
होंबरांच्या-मध्ये एक खोरे होतें. ४ तेव्हां गथ एथला 
गल्गाथ : नासक एक महावीर पलिष्ट्यांच्या  छावणींतून 


बाहेर. आला, त्यावी उंची सहा हात एक वीत होती. | 


७ त्याच्या डोक्याला एक पितळी टोप होता व त्यानें 
खवल्यांसारख्या पदर्यांचें कवच अंगांत घातलें होतें; 
त्या कवचाचे वजन पांच हजार पितळी शेकेल होतें. 
_ ६... त्यानें पायांत पितळी मोजे चढविले होते, व 
त्याच्या खांद्यांच्या . दरम्यान एक पितळी बरची होती. 
त्याच्या. भाल्याचा दांडा साळ्याच्या तुरीसारखा होता; 


त्माच्या भाल्याचें पाते सहाशे लोखंडी. शेकेल होतें; 


त्याची ढाल वाहणारा . त्याच्यापुढे ..चालला होता. 


८ तो उद्ला. राहून .इत्राएली सैन्यांस- मोठ्याने .हाक 


मारून म्हणाला, तुम्हीं. येथें येऊन युद्धासाठी सैन्य- 
रचना कां केली आहे? मी. पठिष्टी नव्हे काय १ आणि 
तुम्ही शोलाचे नोकर ना ? तुम्ही आपल्यांतला एक 
'पुरुष निवडा, आणि त्यानें मजकडे यावें. ९. त्यानें 
मजशी लहून मला ठार मारिळें. तर आम्ही तुमचे 
दास होऊं; पण माझी त्याजवर. सरशी होऊन मीं 
त्यास मारिले तर. तुम्ही. आमचे दास होऊन आमची 
सेवा करावी. १० तो पलिष्टी म्हणाला, इश्लाएलाच्या 
सर्वे सैन्यांस मी कसपटासमान लेखीत आहें; कोणाहि 
पुरुषास मजपुढें येऊं द्या, म्हणजे आम्ही दोघे युद्ध 
करूं. ११ शौल व सवे इस्राएल यांनीं त्या पलिष्ट्याचे 
हे शब्द ऐकले तेव्हां त्यांचें घै्य खचलें आणि ते 
फार भयभीत झाले. 

१२ आतां यहूदांतील बेथलहेमच्या इशाय नामक 
एफ़ाथ्याला दावीद नामे पुत्र होता. इशययास आठ 
पुत्र होते. तो शोलाच्या कारकीर्दीत कृद्ध व वयातीत 
झाला होता. १३ इशायाचे तीन वडील पुत्र शौला-्‌ 
बरोबर लढाईस गेले. होते; लढाईस - गेलेल्या त्या 
तीन पुन्नांची नांवे. हीं : ज्येष्ठ पुत्र अलीयाब, दुसस 
अबीनांदाब व तिसरा शम्मा. १४ सर्वांहून धॉकटा 
दाबीद होता; तिन्ही वडील . पुत्र शौल्गबरोबर गेले 
होते. १५ दावीद हा बेथलहेमांत आपल्या बापाची 


अ० १७३३-२७ 


१६ तो पलिष्टी चाळीस दिवसपर्यंत नित्य सकाळीं व 
संध्याकाळीं जवळ येऊन उभा राहत असे. 

१७ इद्यायानें आपला पुत्र दावीद यास म्हटलें, 
एक एफाभर हुरडा व ह्या दहा भाकरी. घेऊन':छावणींत 
आपल्या भावांकडे लवकर जा; १८ आणि .पनेरीचे 
दहा गोळे त्यांच्या सहस्रपतीस . नेऊन दे; तुझे बेधु 
कसे आहेत तें 'पाहून त्यांच्याकडून कांहीं खूण - आण; 
१९ :शौळ तुझे भाऊ व सवे: इस्राएळ लोक: एला नामक 
खोऱ्यांत पलिष्ट्यांशीं युद्ध करीत. आहेत. २० दावींद 
सक्राळींच उठला व दोरडेंमेंढरें एकरा राखंणार्‍्याच्या हवालीं 
करून - इशायारनें त्यास सांगितल्याप्रमाणें सवे वस्तु 
घेऊन. गेला; सेना रणशब्द करीत रणभूमीकडे चालली 
असतां -. ततो सेन्याच्या गाडेतळावर जाऊन पोहचला. 
२१ इस्वाएलांनीं व - पलिष्ट्यांनी आपआपल्या सेना 
समोरासमोर आणून युद्धास सज्ज केल्या. २२ दावीद 
आपल्या सामानाचे ग्राठोडें सामानाची राखण कर- 
णाऱ्यांच्या हवालीं करून . घावत सैन्यांत गेला आणि 
आपल्या भावांपाशीं . जाऊन त्यानें त्यांचें. क्षेमकुट्टाळ 
विचारिलें.. २२. तो त्यांजपाशीं बोलत. असतां; पाहा, 
पलिष्ट्यांच्या गोटांतून तो गथ येथील ग्रल्याथ नांवाचा 
पलिष्टी वीर तेथें चालून येऊन पूर्वोक्त. शल््द बोलला 
ते. दाविदाने ऐकले. २४ त्या पुरुषास: पाहतांच सर्वे 
इस्राएल. . ठोक अत्यंत भयभीत होऊन त्याच्यापुहून 
पळून गेले, २५ इस्राएल लोक म्हणूं लागले, हा चाळून 
आलेला' पुरुष तुम्हीं :पाहिला :ना ९ तो. इस्लाएलाची 
निभेत्सेना. करावयास. आलां. आहे; जो कोणी त्याला 
ठार मारील त्यास राजा बहुत धन देऊन संपन्न 
करील व आपली कन्या त्यास देईल, आणि इख्ाएलांत 
त्याच्या बापाचें घराणे स्वतंत्र करील. २६ आसपास 
उभे . असणाऱ्या ;.लोकांस - दाविदानें . विचारिळें, या 
बलिष्ट्यास. मारून .इस्राएलाची अप्रतिष्ठा दूर्‌. करणाच्या 
मनुष्यास काय मिळेल'£ या. असुंती पलिष्ट्यार्ने जीवंत 
देवाच्या सेना तुच्छ लेखाव्या काय १ २७ लोकांनीं 
त्य़ास वरच्याप्रमाणें. सांगितलें; म्हणजे जो कोणी. त्याचा 


३११ 


_. अ० १७२७-४९ 


हिहााआ्आआआजयजबजजजजजजखजआबयययाद'मिविसयययायाययायासस.यव..,,ण््ा्ावतावाय 





वध करील त्यास अमुक अमुक मिळेल. ::२८ दावीद त्या 
ठोकांपा्शीं भाषण करीत होता. तें त्याचा वडील भाऊ 
अलीयाब यानें ऐकटें; तेव्हां तो- दाविदावरं संतापून 
म्हणाला, येथें आलास कशाला १. थोडीशी शेरडेंमेंढरें 
आहेत तीं रानांत तूं. कोणाच्या इवालीं केलीं आहेत £ 
तुझी घमेंड व तुझ्या मनाचा उद्दामपणा मी जाणून भाईहें; 
तूं केवळ लढाई पाहण्यास येथें आला आहेस. २९ दावीद 


म्हणाला, . मीं काय ' केळे ९ मीः. नुसता एक शब्द: 


बोललो. ना १: ३० मंग तो त्याच्यापासून निघून दुसऱ्या 


एकाकडे गेला 'व॑ तेथेंहि त्यानें तसेंच विचारिलें; 'तेव्हां 


लोकांनीं पूर्वीप्रमाणेच उत्तर दिलें. ३१ दावीद बोळला 


ते. शब्द - ऐकल्यावर लोकांनीं ते. शौलांस कळविले; ब. 


त्यानें त्यास बोलावू पाठविलें. ३२. भगं दावीद शौलास 
म्हणाला, त्या पलिष्ट्यासुळे कोगाहि माणसार्चे मन 
कचरूं नये; आपला दास जाऊन त्याशी लढेल. ३३ शोल 
दाविदास म्हणाला, ह्या पलिष्ट्याशीं लढण्यास तूं समर्थ 
नाहींस, कारण तूं केवळ तरण आहेस, आणि तो 
बाळपणापासून कसलेला योद्धा. आहे. ३४ दावीद 
शोलास म्हणाला, आपला. . दास- आपल्या बापाची 
शेरडेंमेंढरें राखीत असतां. एक सिंह अस्वलासहृ येऊन 
कळपांतील ऐक कोकरू घेऊन गेला, ३५ तेव्हां मीं 
त्याच्या पाठीस लागून त्यास भारिळें- आणि कोकररास 
त्याच्या जबड्यांतून. सोडविले; मजवर त्यानें झडप 
घातली तेव्हां मी त्याची दाढी घरून त्याला हाणून 
ठार केळे. ३६ आपल्या दासानें त्या ्सिंहास व अस्वठास 
मारून टाकिले; हा असुती -पलिष्टी त्या. दोहोंपैकी "एका- 
सारखा ठरेल, ' कारण त्यानें जीवंत' देवाच्या. सेनांस 
तुच्छ लेखिळें आहे.. ३७ दावीद आणखी म्हणाला, 
ज्या परमेश्वराने मला. [सहाच्या व अस्वलाच्या पंजांतून 
सोडबिळें तोच मला. ह्या पलिष्ट्यांच्या हातांतून सोड- 
वील. तेव्हां शोल दाविदास म्हणाला, जा, परमेश्वर 


१ शमुवेल 





बांधून चाळून पाहू लागला; . कारण त्याला यापूर्वी 
त्याचा सराव. नव्हता. . दावीद शौलास म्हणाला, हीं 
लेऊन माझ्याने: चालवत नाहीं; कारण मला यांचा 
सराव नाहीं; म्हणून दाविदाने तीं उतरून ठेविली. 
४० मंग त्याने आपली काठी हातीं घेतली; 
ओहोळांतून पांच गुळगुळीत गोटे वेचून आपल्या थकीत 
म्हणजे धनगरी बटव्यांत ठेविले, आणि आपली 
ग्रोफण हातीं घेऊन तो. त्या. पलिष्टयाकडे गेला. 
४१ तिकडे तो पलिष्टीहि दाविदाच्या जवळ 
आला; त्याचा शत्नवाहक त्याच्यापुढे चाळत होता. 
४२ त्या. पलिष्टयानें दाविदास न्याहाळून पाहिलें 
तेव्हां तो त्यास तुच्छ वाटला; कारण तो केवळ 
अल्पवयी असून तांबूस रंगाचा वरे सुकुमार होता. 
४३ तो. फेलिष्टी दाविदास म्हणाला, मी. काय कुत्रा 
आहें म्हणून तू काठी घेऊन मजपुढें आला आहेस १ 
त्या पलिष्टयानें आपल्या देवांची नांवे घेऊन दाबिदास 
शिव्याशाप दिले. ४४ तो दाविदास म्हणाला, असा 
जवळ ये म्हणजे तुझें. मांस आकाझांतील पक्ष्यांस व 
चनपशूंस देतों. ४५. तेव्हां दावीद पलिष्ट्यासं म्हणाला, 
तूं तरवार, भाला. व बरची घेऊन मजवर चहून आला 
आहेस; पण इल्लाएली सैन्यांच्या देवाला तूं तुच्छ लेखिलें 
आहे, त्या सेनाधीश परमेश्वराच्या नामाने मी तुजकडे 
आलों आहें; ४६ आज परमेश्वर तुला माझ्या हातीं देईल; 
मी तुझा वध करीन, व तुझें शिर घंडापासूंन वेगळें 
करीन. मी आज पलिष्टी सैनिकांची प्रेतं आकांद्यांतीलं 
पक्ष्यांस व . वनपश्ूंस . देईन; तेव्हां इंख्राएलामर्ध्ये 
देव. आहें.: असें अखिल . पथ्वीस विदित होईल; 
४७ आणि - या सगळ्या. ससुदायास. कळून येईल 
कीं परमेश्वर तरवारीने व भाल्याने विजयी होतो 
असें नाहीं; कारण हें. युद्ध . परमेश्वराचे आहे; तो 
तुम्हांस आमच्या . ह्वाती देईल. ४८ मग तो पलिष्टी 


तुझ्याबरोबर असो. ३८ शोौलानें आपला पेहराव उठून दाविदाशीं सामना: करावयास जवळ आला, 

दाविदास . लेवविला, : त्याच्या मस्तकीं पितळी टोप । तेव्हां दावीद त्या पटिष्ट्याझीं सामना करावयास सैन्य 

घातला ब. त्याच्या  अंग्रांत . चिलखत. चढविले. । होतें त्या दिशेकडे त्वरेने धावला. ४९ दाविदार्ने 

३५९ - दावीद. आपली तरवार आपल्या . चिंठखतावरून | आपल्या बटव्यांत हात घाळून त्यांतून एक योटा 
३१२ 





- 











अ० .१५७४५९- शट १५ 





घेऊन. गोफणींत घातला, आणि ती. गरगर फिरवूनः | आपल्या” अंगावरचा; झसा.: उत्तरून -जाविदास दिला; 


फलिष्ट्याच्या. मस्तकावर असा. सारिला कीं तो. त्यांच्या 
क्रपाळांते: घुसून. तो जमिनीवर पालथा पडला. ५० या 
प्रकारें: दाविदानें . गोफणगुंडा घेऊन त्याः पलिष्ट्यावर 
"हाकी :: केली. आणि त्याचा वघ केला; दाविदाच्या 





दार्ची  तहतारः नव्हती. ५१ दाविदार्ने धावून. जाऊन ), 
' त्वाःअलिष्टथ्सच्या छातीवर पाय दिला व त्याचीच तरकर 
मबींनांतूत :काहून. त्याला ठार करून त्याचें शिर छेदिले:| 
:डोक माघारी येत असतां इख्वाएलाच्यां:सर्वे: नगरांतून 
| सिया बाहेर निघाल्या आणि डफ. व झांजा वाजवून 
मोठ्या 
| सामोऱ्या आल्या. '७ नृत्य करणाऱ्या: लिया आळी: 


आढळा म्रहावीर गत. झाला हें पाहून पलिष्टी - पळून 


गेळे. ५३..:मग इद्लाएठ व यहूदी--उस्छे आणि रणशब्क 


करीत ग्रथ व एकोन यांच्या. वेशींपर्यैत पलिष्ट्यांचा 
- पाढलायःकरीत गेळे, आणि पलिष्टी शारईमाच्या वाठेंतं 


गश:ज. एकरोन येथवर. घायाळ होऊन पडले. ५३ मग: 
इल्लाएळ॑ लोक पक्ि्ट्यांचा/ पाठलाग करण्याचें सोडून | 
लटिली. क्व 
प्:ज्याविदाने त्या..पलिष्टयाचें शिर म्ररशळेमांत ने्ळे, | ८- 


; पश.त्य़ाची शक्लाश्रेःत्यानें आपल्या डेऱ्यांत ठेविली. 


*..-.५९५. दावीद. त्या. पलटिष्ट्यांशीं. सामना करण्यास. |. दाबिदास 


गेला: हें 'पाहून.-शोलानें आपला सेनापति अबनेर यास 
तिज्लारिळें,, अबनेरा, हा. तरुण पुरुष कोणाचा पुत्र. १ 


अबनेर : म्हणाला; महाराज, आपल्या जीविताची. शपथ; 
मला :ठाऊक . नाहीं. ५६ राजानें म्हटळें, तो तरुण | 


पुरुषः कोयता: . पुत्र आहे याचा तपास कर. ५७ दावीद 
पलिष्टय़ास मरून . परत आला. तेव्हां त्याचें 
झ्षिर. त्याच्या हातीं होते; अबनेरानें त्याला. . तसेंच 
नेऊन . शौलापुरढे उभें केलें. ५८  शौलानें त्यास 
किचारिठें, हे तरुणा, तू कोणाचा पुत्र १ तेव्हां दावीद 
म्हणाला, .आपला दास. बेथलहेमकर इशाय याचा मी 


पुत्र. १ दाविदाचें शोलाशी. भाषण संपटे- 


६९ तेव्हां. योनाथानाचे मन दाविदाच्या मनाशी 

इतकें जडले कीं तो त्याला प्राणाप्रमाणें प्रिय 
झाला. २ शौलाने त्या. दिवशी त्यास ठेवून घेतलें 
त्यास आपल्या. बापाच्या :घरीं जाऊं दिलें नाहीं. ३ मग 
योनाथानाने : दाविदा्शी -आणभाक केली; कारण तो 
त्यास .प्राणाप्रमाणें प्रिय झाला होता. ४ योनाथानानें 





' त्याप्रमाणें :. आपला: : पेहराव,:.. :तरनाशु::: घसुष्य: . वः 


आपला कमरबंद हींहि दिलीं:- ५. जिकडे !:जिकडे: 
झोळ. दाविदास :5पाठवीः तिकडे तिकडे : जाऊंब तो 


६. त्या पलिष्ट्याचा बध करून :-दावीद परतल्यावर 


आनंदाने गात वः: नाचत शो: राजा 


. मिळावयाचें--ते...काय राहिलें £ ९: त्या दिवंापासूनः 


पुढें शोलानें दात्रिदावर डोळा ठेविला. व 
१०. दुसऱ्या. दिवशीं शोळाच्या ठायी: .देवाकडींलेः 


: दुराऱ्मा जोरानें संचरला, व.:. तो. आपल्या. मंदिरांत 
' बडबडू लागला; दावीद आपल्या. नित्यक्रमाम्रमाणें वीणा 
'बाजवीत होता; आणि शौलाच्या हातीं भाला. होता; 
११ शौलानें त्याला. मारावयास भाला उगारिला; तो 


म्हणाला कीं भाला मारून दाविदाला मिंतीशीं खिळावें; 
प्रण दावीद दोनदा त्याच्यासमोरून एकीकडे सरून 
बचावला. १२ परमेश्वर दाबिदाच्याबरोबर होता व 
त्यानें शौलास सोडिले होतें, थात्तव दाबिदाचा शोलासं 
घाक असे. १३ मग शोौलाते. दाबिदास आपल्यापासून 
दूर करून सहस्पति नेमिले; तो लोकांच्या पुढें जातयेत 
असे. १४ दावीद आपलीं सवे कामे चतुराईने 
सिद्धीस नेत असे, आणि परमेश्वर त्याच्याबरोबर असे. 
१५ दावीद... मोठ्या चतुराईने कार्यसिद्धि करीत अप्यतो 


३्पेरे 


अ० शेटः१५--१९; 

प्राहून लास त्वीचा धाकर वादे लागला; १६:तरी 

पण सगळे? इलाछकतच यहूची  दाविदचर : प्रेम करीत. 

कारणं तो त्यांच्यापुढे जातयेत असे. : : "क. 5३ 
१४४शौळ दाविदास .म्हणालॉ;पाहा* “माझी वडील 

कन्या: मेरब <हिन्रशीं- तुझें लग्न-करून?: देतों; मात्र तुझा 









यराक्रम माझ्याकरिता होऊं :दे, आणि परमेश्वराच्या: 
वत्तीनें लढाया कर. आंप्रलाः हात' त्याजवर. पडूं नये. तर 


-. _ पलिठ्यांचा हाते त्याजवर प्रडवा:-क्रसा : त्याचा. मानस 
, होता. १८.दावीद :शोळास म्हणाळा,. .राजाचा जांवई 


व्हावें अस <मी कोण:१. माझें :.जीब्रित तें: काय .१ 


आधि , इद्ाएलांत> माझ्या बापाचे कूळ- ते. काय ८६ 
__ १९ .शौलाच्री; कन्या. मेरव हिचा या.:समबीं दाविदा्शी 
विवाह व्हावयाचा होता तरी तो नः होता क्रिथा. विवाह 
अद्रीएल महोलाथी याशीं “झाला. २० . .शौलाची 


कन्या . मीखऴ हिचें दाविदावसर्रओेम 1 जडळेः- लोकांनी | 
हे- शौलॉस कळविठें;- तेव्हात्याला< ते: परंत वाटले; 
-__ २१$०होल हणाला, ती. त्याहा बिंकीम्हणजे-ती त्याला : 

, पाररूपः होईल, आणि पलिष्ट्थीचां. हातें त्याजवर-पडेले; 


यास्तवः शौ दाविदास म्हणाला, :या खेपेस तूं अवश्य 
माझा. जांबंई होणार. २३ शौलानें आपल्या. .सेवकांस 
आज्ञा दिली कीं दाविदास- औंतूनं असें 'म्हेणा' कीं राजा 
तुर्जवर. प्रसत्र आहे; त्याचे सवे सेवक लुंजवर प्रेम 
करितात, तर आतां तूं राजाचा जांवई हो. २३ शोलाच्या' 
सेवकांनी दाविदाच्या कानावर हें 'घातलें- . तेव्हा. तो 
म्हणाला, 'मी केवळ 'निर्धन व तुच्छ असा मनुष्य 
आहे; राजाचा जांवडे होणें ही तुमच्या दृष्टीनें हलकी 
गोष्ट आहे. काय १ २४ शोलास. त्याच्या. सेवकांनी 
सांगितळें कॉ दावीद असें असें म्हणाला. २५ तेव्हां 
शाल म्हणाला,. तुम्ही दाविदास जाऊन सांगा कीं 
राजाले. हुंडा नको; मात्र राजाच्या श्रंचा सूड 
उग्वावा म्हणून त्यास पलिष्ट्यांच्या शांभर अग्रत्वचा 
हत्या आहेत. शोलाचां. यांत असा हेतु होता कीं 
अश्याने तरी दावीद पलिष्ट्यांच्या हातून पतन पावेल. 
२६ त्याच्या चाकशंनीं. दाविदास हें सांगितळें तेव्हां 
राजाचा जांबई होण्याचें त्यास पसंत वाटलें. लम- 








-खराईेचे दिवस अंजून संपले .नंव्हले; २७ तेव्हां दावीद 


आपले लोक बरोबर घेऊन रेला--व त्यानें पलिष्चांचे 
दोनशे पुरुष मारिले; 'दानिदाने : त्यांच्या . अमग्रत्वचा 
आणून . राजाचा जांवई व्हावयासाठीं 'त्याठळा. बरोबर 
मोजून दिल्या, तेव्हां शोलानें आपली कन्या मीखळ 
हिचें:.त्याजशीं. लम करून दिलें. २८ हे. पाहून झोलाच्याः 
लक्षांत. आलें: कीं परमेश्वर. दाविदाच्याबरोबरः आहे. 
त्यांची:. कंन्या-: मीखल: हिचे . त्वाजवरु. प्रेम . जडे: 


*२६: तेव्हां दाविदाचा शोलास -अधिकच घाक वाटू 


लागला, आंणि तों. दाविदाचा कायमचा. वैरी बनला. 

/३५-. पलिष्ट्यांचे सरदार. युद्धास'- सिद्ध: झाले; जेव्हां 
जेन्हां. ते बाहेर निघत तेव्हां तेव्हां दावीद “शोलाच्या 
इतर सवे 'सेवकांपेक्षां अधिक चतुराईने यक्ष : संपादी, 
यामुळें त्याच्या नांवाची ख्याति झाली. :** 00: 

्ि कलाने “आपला: पुत्र योनाथान वें आपले 

9९ संवे सेवक यांस सांगून ठेविळें की. दाविदास 

माखून टाकावे; पण ' शोलाचा “पुत्र योनाथांनं . 
यांचें दाविदावर फारच मन बसलें होते; २ म्हणून 
योनाथानानें दाबिदास सांगितल की माझा. बाप झोल' 
तुंला मारूने टाकावयास पाहत आहे; तर तू. सकोळ- 


, पर्यंत सावध ऐस आणि एकाद्या युप्त स्थळीं लपून राहा. 


३ ज्या मैदानांत तू असशील . तेथे जाऊन मी 


' आपल्या बापासमोर हंजर होईन व त्याजपांशी तुझी 


गोष्ट काढीन; मला कांहीं कमीजास्त दिसले तरं मी ते 
तुला कळवीन. ४ योनांथानाने आपला बापे शोलं. 
याजपाशी दाविदाची प्रशासा करून म्हटलें कीं राजानें 
आपला दास दावीद याशीं गुन्हेंगारी करूं नये, कारण 
त्याने आपला कांहों अपराध केला नाहीं, उलट त्याचीं 
सवे कामें. आपल्या हिताची झालीं आहेत; "५ त्यानें 
आपलें शिर हातावर घेऊन त्या. पलिष्ट्याचा संहार 
केला आणि परमेश्वराने इत्राएलाचा मोठा उद्दार केला 
हें पाहून आपणाला आनेंद झाला; असें आहे तर आपण 
दाविदास विनाकारण मारून निर्दोष्याचा खून केल्याचे 
पाप कां करितां £ ६ शौलानें  योनाथानाचे म्हणणें 
मान्य केलें; त्यानें आणभाक करून म्हटलें, परमे- 


३१४ 


१ शसुवेळ 


अ० १९:९-२०:३ 





श्वराच्या जीविताची दापथ, त्याला जिवें मारावयाचें 
नाही. ७ योनाथानाने दाविदास बोलावून आणून या 
संगळ्या. गोष्टी सांगितल्या; मग योनाथानारने दाबिदास 
शौढाकडे . नेळें; आणि तो पूर्वीप्रमाणे शोलाच्या 
शैन्मक्तीस राहिला. 

८ इकडे युद्ध पुन्हां सुरू झालें तेव्हां दाविदानें 
जाऊन पलिष्ट्यांशीं युद्ध केळें व त्यांचा मोठा संहार 
केला द. ते त्याच्यापुढून पळून. गेले. ९ झोल हातीं 
भाला घेऊन . आपल्या मंदिरी बसला असून दांबीद 
त्याच्यापुढे ' -ब्राद्य वाजवीत असतां ' परमेश्वराकडील 
दुरात्मा शोलाच्या . ठायी संचरला. १० दाविदास 
.. भाल्गनें भोसकून त्याला. भिंतीला खिळावें असा शोलानें 
. प्रयत्न केळा पण तो शौलापुद्दन निसटून गेंला व भाला 

भिंतींत बुसून राहिला; तेव्हां त्या रात्रीं दावीद पलायन 
करून . निसटून गेला. ११ दाविदाच्या घराघर पहारा 
ठेवून संकाळीं त्यास मारून टाकावे स्टणूंन शौलानें 
तिकडे जासूद पाठविले; तेव्हां दाबिदाची बायको 
मोखल हिने त्यास सांगितलें, आज रात्रीं आपण आपल्या 
जिवाचा बचाव करणार नाहीं तर उद्यां ठार 
व्हाढ. १२ मग मिखलेनें खिडकींतून दाविदास 
उतरविले, व तो पळून जाऊन निभावला. १३ मिखलेनें 
तेराफीम ( ग्रहदेवता ) घेऊन ती पलंगावर निजविली व 
तिच्या डोक्याखाली बकरीच्या केसांची उशी ठेवून ती 
वत्नानें झाकिली. १४ शौलानें दाविदास पकडण्यासाठी 
जासूद पाठविले तेव्हां ती म्हणाली, तो आजारी आहे. 
१५ मग शोलानें दाविदास प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी जासूद 


पाठवून त्यांस सांगितलें कीं त्यांस पलंगासुद्धां घेऊन 


या; मी त्यास मारून टाकणार. १६ ते आंत येऊन 
थाहतात तों पॅलंगावर ग्रहदेवतेची मूर्ति आहे आणि 
तिच्या डोईखालीं बकरीच्या केसांची उशी आहे असें 
न्यांस दिसून आलें 
मळा असें कां फसविले १ तूं माझ्या शत्रस पळूं देऊन 
त्याठा आपला बचाव कां करूं दिला १ मीखल झोलास 
म्हणाली, त्यानें मला म्हटलें की मला जाऊं दे, भाझ्या 
हातानें तू कां मरतेस £ 

र. 


१८ दावीद जिभावून. रामास रामुवेलाकंडे 
गेल व जें झंडी वर्तन शौलानें त्याशी केलें तें अवघें 
त्यानें त्याच्या कानीं घातळें. मग तो व शमुवेल नायोथ 
येथें जाऊन राहिले. १९ दावीद रामांत नायोथ येथे 
राहत . आहे असें वर्तमान कोणीं झोलास सांगितलें, 
२० तेव्हां शोलाने दाविदास पकडून आणण्यासाठी 
जासूद पाठविले; संदेष्ट्यांचें मंडळ भाषण करीत आहे 
व शमुवेल त्यांच्यापुढे उभा आहे. असें शौलाच्या 
त्या जासुदांनीं पाहिळें तेव्हां देवाचा आत्मा त्यांचे ठायीं 
संचरला व तेहि भाषण करूं लागले... २१ शोलास ही 
बांतमी लांगली तेव्हां त्यानें दुसरे जासूद पाठविले, वं 
तेहि तसेंच भाषण करू लागले. 'शोलाने. तिसऱ्यांदा 


जासूद पाठविले, तेहि भाषण. करूं लागले... २२ मग 


१७ शल मिखलेस म्हणाला, तूं 


र) 


तो स्वतः रामास गेला, व. सेखूंतल्या मोठ्या 
हौदानजीक येऊन पोहचल्यावर विचारू लागला, 
शसुवेलळ व दावीद कोठें आहेत? तेव्हां कोणी 
सांगितलें, पाहा, रामांतील नायोथ येर्थे ते आहेत. 
२३ त्यावरून तो तिकडे रामांत नायोथाकडे गेला; 
तेव्हां देवाचा. आत्मा त्याचे ठायीं संचरला व तो 
रामांतील नायोथ येथे जाऊन पोहंचेपर्यत भाषण करीत 
चालला. २४ तो आपलीं वश्लें फेहइून शमुवेलापुढे 
भाषण करूं लागला, व अहोरात्र जमिनीवर उघडा . 
पडून राहिला. यावरून शोलहि संदेष्ट्यांपेकींच आहे 
काय अशी म्हण पडली. 
१ मग दावीद रामांतील नायोथ येथून 
«१ ० पळून गेला आणि योनाथानाकडे ज!ऊन म्हणे 
लागला, मीं. कार्ये” केळे 2 मजकडून काय 
अपराध घडला ६ तुझ्या बापाचा मीं. असा काय 
गुन्हा केला आहे कीं तो माझा जीव घ्यावयास पाहत 
आहे? २ तो त्यास म्हणाला, असें कधीं न घडो; तूं 
मारला जावयाचा नाहींस; माझा बाप लहानमोठे 
कोणतेंहि कास महा सांगितल्यावांचून कैरीत नाहीं; 
तर एवढीच गोष्ट मजपासून तो काँ गुप्त ठेवीळ £ 
असें मुळींच होणें नाही. २३ दावीद प्रतिज्ञापूवक 
म्हणाला, तुझी कृपादृष्टि मजवर आहे. हे तुझ्या बापास 


डि 


अ० २०४२-२५ 








_ डाकक आहे. म्हणून तो म्हणतो कीं ही गोष्ट ग्रोना- 
थानाला. कळूं. नये; .कारण त्यास फार वाईट वाटेल 
बाकी परमेश्वराच्या. जीविताची व तुझ्या जीवितांची 
शपथ, मजमध्यें व मृत्यूमध्यें केवळ एका पायरीचें 
अंतर .- आहे. ४ योनाथान . दाविदास म्हणाला, 
कुंस्या ' जिवास वाटेल ते मी तुझ्यासाठी करीन. 
५ दावीद योनाथानास म्हणाला, पाहा, उद्या चंद्रदर्शन 
आहे. बै राजाच्या पंक्तीस बसून . भोजन करावयाचें 
मला चुकणार ..नाहीं;' तर :तूं.मला जाऊं दे, म्हणजे मी 
परवां: संध्याकाळपर्यंत :रानांत लपून राहीन. - ६. तुझ्या 
बापाने. माझें नांव :काढटेंच तर त्यास सांग कीं -दाविदाळा 
आपटल्यः गांब :.-त्रेथलहेम. येथें तांतडीने जावयाचे 
होतें : म्हणून" 'त्याने:;,मोठ्या आग्रह्मनें मजजवळ. रजा 
मागितली; तेथें. त्याच्या सगळ्या कुळाचा वार्षिक यज्ञ 
आहे;:-७ ठीक आहे असें जर तो म्हणाला. तर. तुझा 
दास सलामत आहे असें समज, पण. त्याला राग आला 
तर कांहीं तरी. घात. करण्याचा त्याचा हेतु आहे असें 
समज. ८ तह तू आपल्या दासावर कृपा कर,. कारण 
तूं परमेश्वसवची आण वाहून आपल्या दासाशीं करार 
केला आहे; मजकडून कांहीं अपराध घडला. असला 
तर . तूंच मला - मारून रक; आपल्या बापाकडे 
मला कशाला नेतोस १ ९ योनायान म्हणाला, असें कधीं 
व्हावयाचें नाहीं; माझ्या बापार्मे तुझा घात योजिळा 
तर त्याची चाहूल मला लागतांच मी तुला सांगावयाचा 
नाही. काय£ १० दावीद योनाथानास म्हणाला, 
ठुझ्या बापाने तुला. कडक जबाब दिला तर तें मला 
कोण सांगणार £ ११ योनायान दाविदास म्हणाला, चल 
आपण मैदानांत जाऊं. मग ते दोघे मैदानांत गेले. 


१२. योनाथान दाबिदास म्हणाला,  इस्लाएलाचा देव । विषयीं 


परमेश्वर साक्षी, मी उद्यां अथवा . परवां या सुमारास 
माझ्या बापाचें मनोगत काढिल्यावर तुझ्या हिताचे 
कांहीं असलें. तर . ताबडतोब . तुला सांगून पाठविणार 
नाहीं काय ९ १३ तुझा घात करण्याचें माझ्या बापाच्या 
मनांत असलें तर मी तुला ते विदित करून तू 
सलामत जावें म्हणून तुला मी रवाना केटें नाहीं तर 


योनाथानाचें असेंच, किंबहुना याहूनहि अधिक अनिष्ट 
परमेश्वर - करो; परमेश्वर जसा माझ्या बापाच्याबरोबर 
आहे. तसाच तो तुझ्याबरोबर असो. १४ माझा अंत 
न व्हांवा म्हणून मी जीवंत आहें तोंवर परमेश्वराच्या 


सारखी कृपा तू मजवर करावी. १५ एवढेंच नव्हे. तर 


माझ्या घराण्यावरून आपली कृपादष्टि कदाप्रि काढून 
घेऊं . नको; परमेश्वर .दाविदाच्या प्रत्येक शत्नचा 
या... भूतलावरून . उच्छेद करील तेव्हांहि ती 
काढून घेऊं नको.. १६ ' ह्यामुळें योनाथानानें दाविदाच्या 
घराण्याशी आणभाक::. केली; . तो म्हणाला, असें न 
केल्यास परमेश्वर दाबिदाच्या. शत्रूंच्या : हातून माझें 
पारिपत्य करो. .१७ योनाथानाची. दाबिदावर प्रीति होती 
म्हणून . त्यानें त्यांला पुनः -आणभाक॑ करावयास. लाविलें; 
कारण तो त्याला प्राणासमान प्रिय होता. १८ योना- 
थान त्यास म्हणाला, उद्यां चंद्रदर्शन आहे तर तुझी 
जागा रिकामी पाहून तूं नाहींस . असें समजून येईल. 
१९ तीन दिवस झाल्यावर ताबडतोब ये आणि तो प्रसंग 
घडला त्या दिवशीं तूं ज्या जागीं लपून राहिला होतास 
त्या जागीं एजेलळ नांवाच्या शिळेपा्शीं राहा. २० मग 
मी जणूं काय निशाण मारीत आहे. असें दाख- 
वून त्या दिदोकडे तीन बाण सोडीन. २१ मय पाहा, 
मी पोरास सांगेन, जा, बाण शोधून आण; पाहा, 
बाण तुझ्या अलीकडे आहेत ते घेऊन ये असें मी त्या. 
पोरास मोठ्याने म्हणालो म्हणजे तूं ये; परमेश्वराच्या 
जीबिताची शपथ, तुझें कुशल्च होईल, तुझे वाईट 
कांहीं होणार नाहीं; २२.पण जर मी त्या पोरास म्हणालो 
की बाण तुझ्या पलीकडे आहेत, तर तूं निघून जा. 
कारण परमेश्वराने तुला. रवाना केळें आहे. २३ ज्या- 
तुझेंमाझें भाषण झालें आहे. त्यासंबंधानें 
तुद्यामाझ्यामध्यें परमेश्वर निरंतर साक्षी असो. 

२४ मग दावीद जाऊन मैदानांत लपला; चंद्र- 
दडीनाच्या दिवशीं राजा भोजनास बसला. २५ राजा 
नेहमीप्रमाणे भिंतीजवळीळ आपल्या आसनावर 
बसला; मग योनाथान आपल्या. जागेवरून उठला 
आणि अनबनेर शौलाच्या बाजूस बसला; पण दाविदाची 


३१६ 


१ झसुवेल अ० २०५२५-२१४४ 


जागा. रिकामी .होती. २६ शौोल त्या दिवशीं कांडीं- | बाण सोडितों ते 'घुहून आण.. तो. पोर: धावू लागलो. 
एकर बोलला नाहीं; त्याला वाटलें कीं त्याला कांहीं | तेव्हां त्यानें. त्याच्यापलीकडे जाईेसा : एक: बाण. 
.तरी *झाल्बोसुळें तो अश्चचि झाला असेल; खात्रीने | सोडिला. ३७ योनाथानारने सोडिळेल्या . : बाग्राच्या' . 
तो. द :चसावा. २७ -चंद्रदरशनाच्या दुसऱ्या दिवशींहि | टप्प्यापा्शी तो. पोर. जाऊन पोहचला: तेव्हां :योनाथेक 
... दांबिदाची. जागा रिकामीच होती; तेव्हां शौल . आपला | त्यास . ओरडून म्हणाला, बाण : तुझ्भा : पलीकडे: आहे. 
अप्र. .योनयान यास म्हणाला, इशायपुत्र काळ व आज | ना ! ३८. योनाथान त्या. पोरासं म्हणाला, त्वरा. कर्‌; 
भोजनास. . कां आला नाहीं? २८ योनाथान शौलासे | घाव, विलंब लावू नको... तेव्हां. तो - योनाथानाचा 
म्हणाला, दाविदानें बेथलहेमास जाण्यासाठीं मोठ्या । पोर. बाण “जमा करून आपल्या धन्याकडे . आला. 
आग्रहाने माझ्यापाशी रजा मागितली. २९ तो | ३९ त्या पोरास त्यांतळें कांहीं कळळें नाहीं; योनाथान 
म्हणाला, मला जाऊं दे, कारण त्या नगरांत आमचें | व दावीद यांसच ती. गोष्ट माहीत होती. ४० योना- 
कूळ यज्ञ करणार आहे, आणि माझ्या भावाने मला तेथें | थानानें. आपलीं हत्यारे आपल्या पोरापाशीं देऊन 
बोलाविळें आहे, तर आतां मजवर तुझी छृपादष्टि | सांगितलें कीं हीं नगरांत पोंचीव. ४१. तो पोर 
असेल तर मला जाऊं दे, म्हणजे मी आपल्या भावांस | निघून जातांच दावीद दक्षिणेकडील . एका ठिकराणा- 
भेदून येईन; यासुळेंच तो राजाच्या पंक्तीस . आला | कहून उठून आला : व : त्यानें भूमीवर उपडे. पढून 
नाहीं. २० तेव्हां शौळाचा कोप. योनाथानावर ' तीनदा नमन केलें; :मग;: एकमेकांचें - चुंबन घेऊन ..ते 
- भडकला, तो त्यास म्हणाला, अरे दुष्ट, फितुरखोर | रहृं ठागळे;. दावीद, तर 'मत्तस्वी - रडला. ४२. तेव्हां 
ब्राय्रकोच्या पोरा, तुझी व तुझ्या. आईची बेअब्रू व्हावी | योनाथान.. दाकिदास. म्हणाला, सुखरूप जा; . परमेश्वर 
म्हणून तुझें मन इशायपुत्रावर. बसलें आहे हें मला | तुझ्यामाझ्यामध्यें . ;आणि. ::तुझ्यामाझ्या. संततीमर्ध्ये: 
ठाऊक नाहीं. काय? ३१ जोंवर हा इ्यायपुत्र. या | निरंतर साक्षी असो; आपण .दोघांनीं.. परमेश्वराच्या 
भूतलावर. जीवंत आहे तोंवर तुला व तुझ्या राज्याला | नामाने आणभाक केली आहे बरें. मग तो . उठून 
कधींहि स्थिरता प्राप्त व्हावयाची नाहीं; .तर आतां | चालता झाला व योनाथान नगरांत गेला. 











बोलावणे पाठवून त्य़ाला मजकडे आण; त्याला अवश्य | १ दावीद नोब येथें अहीमलेख.. याजकाकडे. 
मारून. टाकावयाचे आहे. ३२ योनाथान आपला बाप २ आला; तेव्हां. अहीमलेख थरथर' कांपत 
शौळ यास म्हणाला, त्याला. मारून कां टाकावयाचे ? | दाविदास .सामोरा येऊन म्हणाला, तुम्ही एकटेच . 


त्यानें काय केळे आहे? ३३ तेव्हां शौलानें । कां १ तुमच्याबरोबर कोणी मनुष्य नाहीं ? २. दावीद 
योनाथानास मारण्यासाठी भाला उगारिला; त्यावरून | अहीमलेख याजकास म्हणाला, राजानें मला कांहीं काम- 
तो समजला कीं दाविदास जिवें मारण्याचा आपल्या | गिरीवर पाठविलें आहे, आणि मला सांगितलें आहे कीं 
बापाचा निश्वय॒ झाला आहे. ३४. तेव्हां योनाथान । ज्या कामगिरीवर्‌ मी तुला पाठवीत आहे. आणि तुला 
क्रोधाने संतप्त होऊन मेजावरून उठला आणि त्या | जी आज्ञा मी देत आहें. तीविषयीं कोणास कांहीं कळू 
द्वितीयेस त्यानें अन्न ढे नाहीं; आपल्या. बापाने देऊं नको; मला अमुक ठिकाणीं येऊन मिळा असें मीं 
दाविदाची. अप्रतिष्ठा. केली - म्हणून त्याच्याबद्दल त्याला | आपल्या चाकरांस सांगितलें आहे. ३ तर आतां तुझ्या- 
फार खेद झाला. । जवळ काय आहे? मला पांच भाकरी दे अथवा जें 

३५ सकाळींच योनाथान आपल्याबरोबर एक | कांहीं तुजजवळ असेल ते दे. ४ याजक दाविदास 
लहान पोर घेऊन मेदानांत दाबिदाशीं संकेत केलेल्या | म्हणाला, माझ्याजवळ साधारण . भाकर नाहीं, तर 
स्थळीं गेळा. ३६ तो आपल्या पोरास म्हणाला, मी पवित्र भाकर आहे; तुझ््याबरोबरचे तरुण पुरुष मात्र 


जं ३१७ 


अ० २९१५४-९२४८ 


१ शमुवेल 





ज्रिग्रांपासून दूर राहिळेले असले: पाहिजेत. ५ दाविदानें 
याजकास म्हटलें, आम्ही वास्तविक आज तीन दिवस 
ल्लियांपासून दूरच आहो; :आसंचा प्रवास पवित्र कायी 
सादरी नाहीं; तरी: मी ' निघाळो तेव्हा : तंहण. पुरुषांची 
पात्रें पवित्र होती.ती ' आज करिती. जास्तं: असलीं 
पाहिजेत £ ६ तेव्हां याजक्रानें त्यांस पवित्र <.भाकर 
दिलीं; कारण 'त्या दिवशी. समर्पित ऊन भाकर 
परमेश्वरासमोर ठेवण्यासाठी जुनी भाकर. तेथून 
काढलेली ह्येंती; तीशिवाय-त्रेथें दुसरी भाकर नव्हती. 
७ त्या दिवशीं तेथें दवेग नामक शोलाचा एक सेवक 
परमेश्वरासमोर खोळंबून राहिली होता; तो अदोमी 
असून शोलाच्या गुराख्यांचा प्रमुख होता. ८ मंग 
दावीद: अहीमळेखास म्हणाला, येथें तुझ्यापाशी एकादा 
भाला किंवा तरवार आहे काय? राजाची कामगिरी 
एवढ्या निकडीची होती कीं मी आपली तरवारं 
किंवा आपलीं दुसरीं हत्यारे बरोबर. आणिलीं नाहींत. 
९ याजक म्हणाला, एला खोऱ्यांत गल्याथ पलिष्ट्याचां 
तुम्दी वध केला त्याची .तरवार आहे, ती मी बखतांत 
युंडाळून एफोदाच्यामागें ठेविली आहे; तुम्हांल पाहिजे 
तर ती ध्या; तीशिंवाय दुसरी कोणतीहि तरवार येथें 
नाही. दावीद म्हणाला, तिच्यासारखी दुसरी तरवार 
नाहीं, ती मला दे. 

१० दावीद. त्या दिवशी निघून झोळाच्या भीतीनें 
- पळाला आणि ग्ेथाचा राजा आखीश याजकडे गेला. 
- ११ आख्ीशास त्याचे सेवक म्हणाले, त्या देशाचा 
राजा दावीद तो हाच ना? 

शौलानें हजारों वघिले, 

: दाबिदानें लाखो वघिले, * 
असें ज्याच्याविषयीं बोळून नाचंत, गात होते तोच 
: ना हा £ १२ दाविदार्ने हे बोलणें मनांत ठेविळें आणि 
गथांचा राजा आखीश याचा त्याला फार घाक वाटला. 
_ १९ तेव्हां त्यानें त्यांच्यायुढें आपली चालचया बदलून 
- 'वेब्याचें मिष केलें; तो फाटकाची कवाडे खडखडवूं 


मागूस वेडा अःहे हे तुम्हांस दिसते ता १ ठुरही त्यास 
भजकडे कां आणिलें १. १५ माझ्यापाशी वेडी माणसें . 
काय कमी' आहेत म्हणून तुम्हीं. माश्यासमोरं वेडेचार 
करावय़ाला याला आणिळे आहे. £ असला. मनुष्य 
माझ्या घरांत यावा काय १ 
१ दावीद तेथून निसटून निघाला आणि 
अदुह्लामाच्या गुहेत गेला; हें ऐकून त्याचे भाऊ 
व. त्याच्या बापाच्या धरचीं सव माणसें त्या 
शुहँंत त्याजकडे गेलीं. २ विपत्न, कर्जबाजारी व 
जिवाला त्रासलेले असे सर्व लोक त्याजपाशी जमा 
झाळे, तो त्यांचा नायक झाला; सुमारें चारशे पुरुष 
त्याच्यापाशी जमले. 

३ तेथून दावीद मवाबांतील मिस्पा येथें जाऊन 
मवाबाच्या राजास म्हणाला, परमेश्वर माझें काय 
करणार हें मला समजेपर्यंत माझ्या आईबापांस येऊन 
तुमच्यापाशी राहूं द्या. ४ त्यानें त्योस मबाबाच्या राजा- 
समोर आणिलें; दावीद तेथल्या गढहींत राहत होता 
तोंपर्यंत ती त्याजपाशी राहिली. ५ गाद संदेष्टा 
दाविदास म्हणाठा, गढींत राहू नको, येथून निघून 
यहूदा देश्यांत जा. तेव्हां दावीद तेथून निघून हरेथ 
नामक वनांत गेला. 

६ दाविदाच्या व ॒त्याच्याबरोबरच्या लोकांचा पत्ता 
ठागला आहे असें शोलानें ऐकले; त्या समयीं तो 
गिबा येथें एका उच्च जागीं चिंचेच्या झाडाखाली हातीं 
आपला भाला घेऊन बसला होता व त्याचे सव 
सेवक त्याच्यासभोवतीं उभे होते. ७ तेव्हां शोल 
आपल्या सभोवतालच्या सेवकांस म्हणाला, बन्यामिनी 
लोकहो, ऐका; इश्यायाचा पुत्र तुम्हां सर्वांस शेते व 
द्राक्षांचे मळे देगार आहे काय आणि तो तुम्हां सर्वास 
सहं्रपति व दातपति करणार आहे काय ६ ८ म्हणून तुम्ही 
सर्वांनी मजविरूदध कट केला असून माझ्या पुत्राने इशाया- 
च्या पुत्राशीं करार केल्याचें कोणीं माझ्य़ा कानावर घातलें 
नाही. आज माझ्या पुत्राने माझ्या नोकरास माझा 


“ लागला व आपल्या दाढीवर लाळ गाळूं लागला. | घात करण्यासाठीं टपून बसण्यास चिथाविळें असून 
१४ आखीश॒ आपल्या सेवकांस म्हणाला, पाहा, हा | मला कोणीं कळविळें नाहीं ब॒ माझ्याबद्दल कोणास 
३१८ 


१ शसुवेल . 


अ रेर<-रदेन् 





वाईेंटहि “वाटलें नाहीं ना? 


इ्यायाच्या. पुत्रास नोब येथे अहीटू्बाचा पुत्र अही- 
मठेख. याजकडे येतांना पाहिलें. १० . त्याने त्याच्या- 


साठीं परमेश्वराकडे प्रश्न केला, . त्यास अन्नसामम्नी | २ 
पुरविली आणि गल्याथ पलिष्टयाची तरवार त्यास 


दिली.. ११ तेव्हां राजाने अहीट्बाचा पुत्र अहीमलेख 


याजक यास आणि त्याच्या बापाच्या धराण्यांतील- 


सर्वे मनुष्ये म्हणजे नोब येथें राहणारे सवे याजक 


यांस बोलावंणे पाठविलें; तेव्हा ते सवे राजाकडे आले. 


१२ शौल म्हणाला, अहीटबपुत्रा, ऐक; तो म्हणाला, 
आज्ञा महाराज. १३ झोल त्यास म्हणाला, तूं व इश्लाया- 
चा. पुत्र अश्या तुम्ही दोघांनीं मजविरुद्ध कट केला 
आहे; तूं त्यास भाकर व तरवार दिळी आणि त्याच्यासाठी 
तू परमेश्वराकडे प्रश्न केला व त्यामुळें तो आज मज- 
विरुद्ध उठून -माझा घात करू पाहत आहे, याचें काय 
कारण. £ ;.१४ अहीमलेखाने राजास उत्तर केलें 
- आपल्या सर्व सेवकांमध्यें दाविदासारखा विश्वासू कोण 
आहे १ तो तर राजाचा जांवई असून आपल्या मंत्रि- 
मंडळांतला आहे, दरबारांत त्याची मोठी प्रतिष्ठा आहे. 
१५ मी काय आजच पहिल्यानें त्याच्यासाठी देवापाशी 
प्रश्न करू लागलों काय १ असें मजकहून न घडो; 
राजानें आपल्या ह्या सेवकास आणि माझ्या बापाच्या 
सवे घराण्यास असा बद्दया लावूं नये; कारण या प्रक- 
रणीं आपल्या दासास अधिकडठर्णे कांहींच माहीत नाहीं. 
१६ राजा म्हणाला, अहीमलेखा, तुला व तुझ्या 
बापाच्या . घराण्यांतील सर्वांना अवश्य मेळें पाहिजे. 
१७ तेव्हां जवळ प्यादे उभे होते त्यांस ' राजा 
म्हणाळा, चला, परमेश्वराच्या याजकांचा वध करा; 
कारण ते दाविदाचे मिलाफी झाळे आहेत; तो पळून 
गेला हें त्यांस ठाऊक असूनहि त्यांनीं माझ्या कानावर 
घातलें नाहीं; पण परमेश्वराच्या याजकांवर ते राजाचे 
सेवक... आपला हात टाकीनात. १८- तेव्हां राजा 
दवेगास म्हणाला, चल, तू जाऊन त्या ' याजकांवर 
तुटून पड. तेव्हां अदोमी दवेग याजकांवर तुटून 


९ तेव्हां शोलाच्या- 
नौकरांवर नेमिळेला दवेग अदोमी म्हणाला, मीः 


पडला व त्या दिवसी सणाचे एकोर घारण करणाच्या 


पंचोऐशी पुरुषांचा त्यानें वघ केला. १९  नोबाबर 
तरवार चालवून पुरुष व स्त्रिया, मुळें व तान्ही काळें; 
बेल, गाढवें व मेंढरे या सर्वांचा सप्पा त्यानें उडविला. 
तरी पण अंहीटूबयुत्र अहीमलेख याच्या पुजोधेकी 
अब्याथार नांवाचा एक पुत्र निमावून दाविद्कडे 
पळून गेला. २१ शोलानें परमेश्वराच्या याजकांयॉः बघ: 
केला. हें वर्तमान अब्याथारार्ने ' दाविदास ' सांगितठें. 
२२-दावीद अब्याथारास म्हगाला, ज्या दिवशीं: अंदोभी' 
दवेंगं तेथें होता त्याच दिवशीं मीं ताडिलें को हां नि्वरये 
शौलास सांगेल; तुझ्या बापाच्या घराष्यांतर्त्या* > सर्वे 
माणसांच्या मरणास मी कारण झालो आहे. २२ भिंऊं- 
नको, मजबरोबंर राहा; कारण जो तुझा जीव घेण्यास 
पाहत आहे, तो माझाहि जीव घेण्यास. पांहत आहे; 
माझ्यापाशी तू सुरक्षित राहशील. त, | 
१ दाविदास बातमी, लागली .कीं पठिशी 
लोक कडेला' नगराशीं लढत आहेत. आणि 
धान्याची खळीं ठुटीत आहेत. २ तेव्हां दाविदार्ने 
परमेश्वरास विचारलें, मी जाऊन ह्या पलिष्ट्यांवर मारां- 
करूं काय £ परमेश्वर त्यास म्हणाला, जा, पलिष्ट्यांवर 
मारा करून कईलाचा बचाव कर. ३ दाविदाचे लोक 
त्यास. म्ह८ःाळे, पाहा, येथें यहूदांत जर आम्हांस भीति 
आहे तर. पलिष्ट्यांच्या सैन्यावर आम्ही : कडेलाकडे 
चाळून गेलों तर मग काय पुसावे १ ४ दाबिदानें परमे- 
श्वरापा्शीं पुनः. प्रश्न केळा, तेव्हां परमेश्वराने त्यास 
स.गेतळें, कमर बांधून कईलास जा; मी पलिष्ट्यांस 
तुझ्या हातीं देतो. ५ मग दावीद व त्याचे लोक कईलासं. 
गेले; :त्यांनीं. पलिष्ट्यांशीं युद्ध करून त्यांचीं गुरेंढोरें 
हाकून* आणिली आणि त्यांची मोठी कत्तल केलो. या 
प्रकारें दाविदानें कडला येथील रहिवाऱ्यांचें रक्षण केलें. , 
<६ अहीमलेखाचा . पुत्र. अब्याथार हा. कडला येथें 
दाविदाकडे पळून गेला तेव्हां-तोर्‍्हीती तएफोद घेऊनः गेला" 
होता.” ७ दावीद कईला' येथे गेला हें. कोणीं शोलास करळे- 
बिलें तेव्हां तो अंदणाला, आतां देवानें त्यास माझ्या हाती 
दिलें आहे; कारण दरवाजे: व अडसर असलेल्या नगरांत 


३१९ 


१ शसुवेल 


जाऊन तो आयताच कोंडला आहे. ८. तेव्हां कईलास , व योनाथान आपल्या घरी गेला. १९ नंतर जिफी लोक 
जाऊस दाविदास व त्याच्या लोकांस घेरावें म्हणून | गिबा येथें शौठाकडे येऊन म्हणाले, रानाच्या दक्षिणेस 
शोलानें आपल्या सवे लोकांस युद्धास बोलाविले. ९ शौल | हकीठाच्या डोंगरांत उंचवव्यावरील झाडींतल्या गढ्यांत 
आपला नाझ करण्याची मसलत करीत आहे हें , आमच्याकडे दावीद लपून राहिला आहे ना? २० तर 
दाविदास समजलें तेव्हां तो अब्याथार याजकास म्हणाला, । आता, महाराज, आपली तेथें येण्याची उत्कट इच्छा 
एफोद. इकडे आण. १०. त्या समयीं दावीद म्हणाला, , आहे तीप्रमा्णे या; राजाच्या हातीं त्याला देणें ह 
हे. परमेश्वरा, . इस्राएलाच्या देवा, शल माझ्यामुळे : आमचें काम. २१ शौल म्हणाला, परमेश्वर तुमचें 
कईेल्य. नगराचा -नाश करण्यासाठीं येऊं पाहत आहे, हें | कल्याण करो; क्रारण तुम्हीं मजवर. दया केली आहे; 
वर्तमान: तुझ्या दासानें नक्की ऐकले. आहे. ११. कईला | २२ तुम्ही जाऊन आणखी खात्री करून घ्या; त्याची 
येथले लोक. मला : शौलाच्या हातीं देतील. काय १ तुझ्या । बसण्याउठण्याची जागा कोठें आहे, तेथें तो कोणाच्या 
दासाच्या कानावर आलें आहे त्याप्रमाणें शौलाचें . येणें दृष्टीस पडला, याची सगळी माहिती काढा; कारण तो 
होईल काय? हे परमेश्वरा, इत्लाएलाच्या देवा, तुझी मी : मोठा धूते आहे; २३ तो कोणकोणत्या जागीं दडी 
बिनवणी करीत आहें, तुझ्या दासाला काय तें सांग. | मारून असतो त्या सगळ्या जागांची माहिती काहून 
परमेश्वर म्हणाला, तो येईल. १२ दाविदाने विचारिळें, | अवश्य परत या, म्हणजे मी तुम्हांबरोबर परत येईन; तो 
कडेलाचे लोक मला व माझ्या लोकांना शोलाच्या हातीं या देशांत कोठेंहि असला तरी मी या यहूदाच्या 


अ० २देः७-२९ 





देतील . काय ६ परमेश्वर म्हणाला, होय देतील. 
१३. तेव्हां दावीद व त्याचे सुमारे सहाशे ठोक 
कडेलांतून निघून वाट. फुटेळ' तिकडे गेले: दावीद 
कडेल्यहून निसट्न गेला हें शौलास कोणीं सांगितले 
तेव्हां त्यानें निघण्याचें रहित केलें 

१४. मग दावीद रानांतील. गढ्यांत राहू. लागला; 
तो जीफ *नांवाच्या रानांतील पहाडी प्रदेशांत राहिला. 


शोल त्याचा शोध नित्य . करीत. असे; पण देवाने त्यांस: 


त्याच्या . हातीं लागूं दिलें नाहीं. १५ दाविदास कळून 
चुकलं होतें कीं. शोलळ आपला. प्राण.. घेण्यास निघाऴा 
आहे; दाघीद जीफ नांवाच्या रानांत एका उंचवद्यावरील 
झाडींत राहिला होता. १६ तेव्हां शोलाचा पुत्र योना- 
थान हा निघून दाविदाकडे त्या उंचवदट्यावरीलः झाडीत 


गेला; देवांच्या ठायीं त्याचा भरंवसा दृढ .कहून: त्याच्या ' 


हाताला त्याने बळकटी दिली. १७ त्यानें त्यास: म्हटलें, 
मिऊं नको; माझा -बाप होल याच्या हातीं तूं लागा: 


! हजारों लोक्रांतून त्याला हुडकून काढीन. २४ मग त्ते 
निघून शलाच्या अगोदर जीफ येथे गेळे; पण दावीद 
: व..त्याचे लोक रानाच्या दक्षिणेस अराबांत मावोनाचें 
: अरण्य आहे तेथल्या मैदानांत होते. २५ शौल आपले 
लोक बरोबर घेऊन त्याच्या श्ोधास गेला; ही बातमी 
! दाविदास समजली तेव्हां तो खडकाळींतून उतरून 
, भावोनाच्या रानांत जाऊन राहिला. हे शौलास समजलें 
तेव्हां त्यानें मावोनाच्या रानांत दाविदाऱ्चा पाठलाग 
, केला. २६ शौल डोंगराच्या ह्या बाजूनें चालला आणि 
: दांवीद व त्याचे लोक डोंगराच्या त्या बाजून चालले. 
: शोलाच्या भीतीनें दावीद . निसटून जाण्याची त्वरा 
' करीत. होता, कारण शल व त्याचे लोक दाविदास व 
त्याच्या लोकांस पकडण्यासाठी त्यांस घेरू पाहत होते. 
२७ इतक्यांत एका जासुदानें झोलास. येऊन सांगिः 
: तळे, चला, त्वरा करा, कौरण पलिष्ट्यांनीं देशावर 
| स्वारी केली आहे. २८ तेव्हां शोळ दाविदाचा पाठलाग 


वयाचा. नाहींस; तूं इ्लाएलाचा राजा होणार व मी ! करण्याचें सोडून पलिट्ट्यांशी सामना करण्यास गेला 
तुझा दुय्यम होणार; माझा- बाप. शौळ यालाहि हे | म्हणून त्या. ठिकाणाचें नांव सेला-हम्मालकोथ ( निसट्न 
ठाऊक आहे. १८. त्या दोघांनीं : परमेश्वरापुढे करार | जाण्याचा खडक ) असें पडलें. २९ दावीद तेथून 
केला; मग दावीद त्या उंचवठ्यावरील झाडींत राहिला : निघून एनॅ-गेदीच्या गढ्यांत राहूं लागला. 

१२० 


*झयुवेत -__ अ० २४७१-२२ 


> १... ठे शैल पलिष्ट्यांचा. पाठलाग "करून. परत 
२९९७ आला तेव्हां त्यास बातमी लागली कीं दाबीद 

एन-गेदीच्या रानांत आहे. २ तेव्हां शोल सद्य . 
इब्मएलांतून. तीन हजार लोक .निवडून घेऊन रान 










मीं. कापून घेतला;;पण आपणाला जिवे मारिले नाही; 
यावरून निश्चर्ये समजा कीं माझ्या मनांत कांहीं दुष्ट हेतु 
अथवा :पातक नाहीं; आपला अपराध मी केला नाही, 
पण आपण माझाः जीव - घ्यावयास पक्सासल्ले टपेलां 
अकर्‍्यांच्या' . खडकांवर दाविदाच्या व त्याच्या लोकांच्या | आहां. १२ परमेश्वर- माझ्यातुमच्यामध्यें “न्यांय करो 
झछोघास गेला.. ३ वाटेनें जातांना तो एका मेंढवाड्या- | आणि. परमेश्वरच 'मजबद्दल आपलें..झासंन"_ करो; वप 
पाशी आला, तेथें एक गुहा होती; तिच्या आंत शोल । माझा हात आपणावर पडावयाचा नाहीं. ::१ २: आलीत 
बहिदिेस गेला. गुहेच्या अगदीं आंतल्या बाजूस | काळच्या . लोकांची म्हण आहे; की: बुशंप्रासून 
दावीद. व त्याचे लोक बसले होते. ४ तेव्हां दाविदास  दुट्ता उड्भूवते; तर माझा. हात आपणावर. <पडणार 
ह्याचे. लोक म्हणाले, परमेश्वराने आपणाला सांगितळें । नाही. १४ इस्लाएलाचा राजा. कोणाचा -- पाठलाय 
होतें. .कीं पाहा: मी तुझा शत्रु तुझ्या. हातीं देईन, मग | करण्यास निघाला आहे? : कोणाच्या * पाठीस * आप्रण 
तुला वाटेल. तसें. त्याचें कर; हें घडून. येण्याचा दिवस । लाग्रलां आहां १ .- एका. मेळेल्या कुत्र्याच्या ! एका 
आज - प्राप्त. झाला आहे. तेव्हां दाविदानें उठून | पिसवेच्या ! १५ परमेश्वर न्यायाधीश आहें, तो माझ्या- 
छौलाच्या झग्याचा कांठ हळूच कापून. घेतला. ५ नंतर तुमच्यामध्ये निवाडा करो; माझे प्रकरण लक्षांत आणून 
शौलाच्या झग्याचा कांठ कापून घेतल्याबद्दल दाविदाचचें | तो माझा कैवार घेवो, व माझा न्याय करून मला 
मन त्याला खाळं लागलें. . ६ तो आपल्या लोकांस । आपल्या हातून सोडवो. १६ दाविदाने शौलाशीं. हें 
म्हणाला; मीं आपल्या स्वामीवर, परमेश्वराच्या अभि- । बोलावयाचें संपविल्यावर शल म्हणाला, माझ्या पुत्रा 
षिक्तावर, आपला हात टाकावा अजी गोष्ट परमेश्वर दाविदा, ही तुझीच वाणी काय? आणि शौल हेल 
मजकडून न धडवो, कारण तो परमेश्वराचा अभिषिक्त | काहून रडूं लागला. १७ तो दाविदास म्हणाला, तूं 
आहे; ७ असें बोळून त्यानें आपल्या लोकांस आवारिलें; | मजहून नीतिमान आहेस; तूं तर मजशी भलाईने 
त्यांस शौलावर हात टाकू दिला नाहीं. मग शौळ | वागलास, पण .भी तुजशीं बुराईनें वागलो: १८ तूं 
युहेंतून निघून मार्गस्थ झाला. ८ नंतर दावीदहि | मजशी भलाईनें वागलास. याचे प्रमाण तू आज 
उठून गुहेंतून बाहेर पडला आणि त्यानें मागून शौलास | दाखविलें आहे, कारण परमेश्वराने मला तुझ्या हातीं 
हाक मारिली, माझे स्वामी महाराज. शौलानं मागें | दिळें असून तू मला मारून टाकिले नाहीं. 
वळून पाहिलें तेव्हां दाबिदानें खालीं लवून त्यास मुजरा | १९ कोणाच्या तावडींत त्याचा शत्रु सांपडला तर तो 
केला. ९ दावीद शौलास म्हणाला, लोक म्हणतात कीं ; त्याला सलामत जाऊं देईल काय म्हणून आज तूं जे 
वाहा, दावीद आपला घात करूं पाहत आहे; त्यांच्या | वर्तन मजशी केलें - आहे. त्याबद्दल परमेश्वर तुझे. 
बोलण्याकडे आपण कां कान देतां ९ १० पाहा, आज आपण | बरें करो.- २० पाहा, मला हे ठाऊक आहे. कीं तूं 
आपेल्या डोळ्यांनी पाहिळें आहे कीं परमेश्वराने आज खात्रीने - सजा... होणार. :आणि : इत्नाएलाचें: राज्य तुझ्या 
मुहेंत आपणाला माझ्या हातीं दिलें होते; आपंणाला मारून । हातीं. कायमः राहणार. :* “२१ तर. आतां मजजवळ 
डाकावें असें कोणीं म्हटलें, पण मीं आपली गयं केली; : परमेश्वराच्या नामाने अशी आआणभाक कर कीं तूं 
मीं. म्हटलें कीं मीं आपल्या प्रभूवर हात टाकू नये, | माझ्या पश्चात्‌ माझ्या वंशाचा उच्छेद करणार 
कारण तो परमेश्वराचा अभिषिक्त आहे. ११ शिवाय : नाहींस, आणि माझ्या ' बापाच्या घराण्यांतून माझी 
माझ्या पित्या, पाहा, माझ्या हात्तांत आपल्या । नांवनिशाणी - नाहींज्ञी. करणार नाहींस. २२ तेव्हां 
झग्याचा कांठ आहे, आपल्या झग्याचा कांठे ' दाविदानें  शोळाजवळ अज्ञीच आणभाक केली; 
२१ २२१ 











अ० २४:२२-५५५:२१ 





. शछौोल आपल्या धरी:गेला*आणि दावीद . आपल्या 
लोकांसह गडावर गेला. 

शमुवेल ग्रृत्यु -पाब्रला; तेव्हां: सवे 
२२५९ इलाएळ ठोकांनी- एकत्र जमून शोक केला 
"१ आणि : रामा. येथील त्याच्या घरांत त्यास 
भूठभाती: दिली. इकडे दावीद निघून पारान नांवाच्या 
- भरण्यांत गेला. $ न 

२-मावोन येथें. 'एक मनुष्य होता, तो आपला 
ल्यवहार कर्मेल- येथे चालवीत. असे; तो माणूस मोठा 
मातबर असून";त्याचीं तीन हजार. मेंढरे व एक हजार 
बकरीं होतीं; . तो कर्मेलांत आपल्या मेंढ्यांची लोकर 
कातरीत होता. ३ त्याचें. नांव नाबाल असें होतें व 
त्याच्या स्त्रीचे नांव अबीगईल' असें होतें; ती स्त्री 
बुद्धिमती व रूपवती होती; परंतु तो पुरुष कठोर व 
वाईट . चालीचा होता;. तो कालळेब .वंशांतला होतां. 
४ नाबाल॑ आपल्या मेंढरांची लोकर कातरीत असल्याचें 
दाविदार्ने अरण्यांत ऐकले. ५ तेव्हां दाक्‍िदाने- दहा 
तरुण पुरुषांस तेथें पाठविलें; त्याने त्या तरुणांस 
सांगितलें कीं कर्मेल येथें नाबालाकडे. जाऊन त्यास 
माझा: सलास . सांगा; ६ त्या सुखसंपन्न पुरुषास . म्हणा 
की आपलें,:- आपल्या घराण्याचें व आपल्या सवेस्वाचें 
कुशळ असो: ७ मीं असें ऐकळें. आहे कीं आपण लोकर 
कोतरणारे लाबिळे. आहेत; आपले धनगर: आमच्यामर्थ्ये 
होते; आफ्रहीं त्यांस कांहीं उपद्रव दिला नाहीं, आणि 
ते कॉॉँांत असतांना त्यांची काहीएक हानि:- झाली 
नाहीं. ८ आपल्या आकरांस विचारा म्हणजे ते आपल्याला 
सांगतीट;* तर या- तरुण पुरुषांवर कृपादष्टि' करा; आम्ही 
आनंदाच्या. दिवशीं आरो आहों; तर आपला हात चालेल 
तेवढें आपल्या दासांस: व आपला पुत्र. दावीद यास द्या. 
९. दाविदाच्या तरुण पुरुषांनी. जाऊन त्याच्या नांवाने 
नाबालास हे सवे. शब्द सांगितलें व ते स्तन्ध राहिले. 
१० नाबालानें दाविदाच्या सेवकांस म्हटलें, दावीद 
कोण हा इशायाचा. पुत्र कोण? आजकाल बहुत दास 
आपआपल्या धन्याला सोडून पळून जातात; ११ माझें 
अन्न; माझें: पाणी आणि माझ्या कातरणाऱ्यांसाठीं 


३ झसुवेल | 


मारिलेल्या ' पश्ंचें मांस जे कोण, कोठले, हँ. मला ठाऊक 
नाहीं असल्या लोकांस मी देऊं काय£ १२ तेव्हां 
द्वाविदाच्या तरुण पुरुषांनी आल्या वाटेने माधारे 
जाऊन हे सवे शब्द जश्याचे तसे दाबिदाला- सांगितले. 
१३ तेव्हां दावीदे आपल्या. लोकांस म्हणाला, आपल्या 
तरचारी आपल्या कंबसंस बांधा; आणि त्या प्रत्येकाने 
आपआपली तरवार आपल्या कंबरेस बांधिली; 
दाविदानेहि आपली तरवार कंबरेस बांधिली; दाविदा- 
बरोबर चारशे पुरुष गेले, आणि दोनशे पुरुष सामाना- 
सुमानाजवळं राहिले. १४ इकडे एका चाकरारने नाबाठाची 
स्री. अबीगईल हिला सांगितलें कीं दाविदाने रानांतून 


आमच्या स्वामींचे क्षेमकुदळ विचारण्याकरितां : जासूद 


पाठविले होते, पण तो त्यांच्या अंगावर ओरडला. 
१५ हे लोक. आम्हांशीं चांगल्या रीतीनें वागळे आणि 
आम्ही मैदानांत होतों तोंवर त्यांचें आमचें दळणं- 
वळण होतें; त्या वेळीं त्यांनी आम्हांस कांहीं 
उपद्रव केल नाही. व आमची कांहीं हानि झाली 


नोही. १६ ' आम्ही त्यांच्याबरोबर  शोरडेंमेंढरें 
राखीत होतों तोंवर ते. रात्रंदिवत आम्हांस तरबंदी- 
सारखे होते. १७. तर आतां काय. - करावयाचें 


याचा चांगला... विचार करा; कारण आमच्या धन्यावर 
व त्याच्या सर्वे घराण्यावर अरिष्ट येणार आहे, आणि घनी 
तर असा अधम आहे कीं त्याला बोलण्याची कोणाची 
छाती नाहीं. १८ तेव्हां अबीगडेल हिनें मोठ्या दोनशें 
भाकरी, द्राक्षारसाचे.दोन बुधले, : पांच मेंढरांचें रांधिलेळें 
मांस, पांच मापें हुरडा, खिससिसांचे शंभर घड आणिं 
अंजिरांच्या दोनशे ढेपा हीं सर्व घेऊन गाढवांवर 
लादली. १९ ती आपल्या चाकरांस म्हणाली, तुम्ही 
पुढें चला, मी तुमच्यामागून येत्ये. याविषयीं तिनें 
आपला नवरा नाबालळ यास कांहीं सांगितले नाहीं. 
२० ती गाढवावर बसून डोंगराच्या आडोदार्ने जात 
असतां दावीद व त्याचे लोक समोरून येत होते ते तिला 
भेटले. २१ दावीद म्हणाला. होता कीं मीं रानांत या 
मनुष्याच्या सवे मालमत्तेचे रक्षण. करून त्याची कांहींएक 
हानि होऊं दिली नाहीं. ते खरोखर व्यर्थ गेलें; त्याने 


 रेरर. 


4 झसुवेल 


त अपकार केला; २२ तर सकाळीं उजाडे- 
पर्यत त्याच्या लोकांपैकी एकहि पुरुष मी जीवंत राहू 
देणार नाहीं; परमेश्वर माझ्या सर्व शत्रंचें असेंच व 
याहूनहि -अधिक वाईट करो. २३ अबीगईल दाविदास 
आाहून :झटकन 'गाढवावरून उत्तरछी व दाविदापुढें 
जमिनीवर उपडी पहून तिनें . दंडवत घातलें. २४ ती 
त्याच्या पायां पडून म्हणाली, अहो माझे स्वामी, हा 
अपराध माझ्याच दिरीं असूं द्या; आपल्या दासीस आपल्य़ा 
कानांत कांहीं सांगू द्या; आपल्या दासीचे बोलणे ऐका. 
२५ माझ्या स्वामींनीं त्या अधम नाबालाचें काहीएक 
मनांत आणूं नये; तो आपल्या नांवासारखाच आहे; 
त्याचें नांद नाबाल ( मूर्ख ). असें आहें, आणि 
त्याच्या ठायीं . मूखपणा आहे; . ज्या तरुण . पुरुषांस 
माझ्या. स्वामींनीं पाठविलें . होतें त्यांस मी प्राहिलें 
नाहीं. २६ तर आतां, अहो माझे स्वामी, परमे- 
श्वराच्या जीविताची शपथ व आपल्या जीविताची शपथ, 
परमेश्वराने आपणाला. रक्तपात करण्यापासून व आपल्या 
हातानें सूड घेण्यापासून आवरिलें. आहे; म्हणून 
आतां आपले दात्रु व माझ्या स्वामींची हानि चिंतिणारे 
यांने नाबालासारखें होवो. २७ मीं. आपल्या दासीनें 
आपल्या स्वामींकडे जी ही भेट आणिली आहे 
ती माझ्या  स्वामींबरोबरच्या तरुणांना द्यावी. 
२८ आपल्या ह्या दासीचा अपराध. क्षमा करा; कारण 
परमेश्वर खरोखर माझ्या . स्वामींचे घराणें कायमचे 
क्‍्सवील; कारण माझे स्वामी. परमेश्वराच्या लढाया 
लढत आहेत; आपल्या “सवे “आयुष्यमर आपल्या ठायीं 
कसलेंहि अंनिष्ट आंढळोावयाऱ्वे नाहीं. २९. एक. मनुष्य 
आपला पाठलाग करावयास व. आपला. प्राण घ्यावयास 
उठला आहे, तरी माझ्या स्वामींचा प्राण आपला देव परमे- 
श्वर याजपाशी जीवंतांच्या संमूहांत बांधिळेला राहील, आणि 
आपल्या इत्नंचे प्राण तो जसे काय गोफणींत. घालून 
गोफणून टाकील. ३० आपणांविषयीं जें कांहीं परमेश्वराने 
म्हटलें आहे तदनुसार माझ्या स्वामींचे कल्याण करून 
आपणाला परमेश्वराने इल्याएलाचा अधिपति नेमिल्यावर, 
३१ आपण विनाकारण रक्तपात केल्याचा किंवा कोणाचा 








| करून दावीद तिला म्हणाला, 





अ० २५२१-४० 








सूड, उयविल्याचा आपल्याला पस्तावा. व्हांवयाचा.- नाहीं, 
किंबा माझ्या स्वामींच्या मनाला खेद व्हाक्‍याचा नाहीं;.तर 
परमेश्वर माझ्य़ा स्वामींचे कल्याण करील तेव्हां आपल्या 
दासीची आठवण करा. ३२ दावीद अबीगइलेस 
म्हणाला, ज्यानें तुळा आज माझ्या भेटीस पाठविलें 
तो. इल्याएलाचा देव परमेश्वर धन्य ! ३१३ धन्य तुझ्या 
इरद््शीषि?णाची ! तूं स्वतः धन्य ! तू आज़ मला आपल्या 
हातानें. रक्तपात करण्यापासून व सूड उंगविण्यापासून 
आवरिलें आहे; ३४ वस्तुतः  इख्राएलाचा देव 
परमेश्वर यानें तुला उपद्रव करण्यापासून मला आवारिलं 
आहे; त्याच्या जीविताची दापथ, तूं मला तांतडीर्ने 
भेटावयास आली नसतीस तर खरोखर सक्राळीं उजाडे- 
पर्यंत नाबालाचा एक पुरुषहि जीवंत राहिला नसता. 
३५ नंतर तिनें जे कांहीं आणिलें होतें त्याचा स्वीकार 
आपल्या घरीं सुखाने 
जा; पाहा, मीं तुझा शब्द ऐकला आहे व तुझी बिनंति 
मान्य केली आहे. ३६ मग अबीगईल नाबालाकडे 
गेली, तों त्यानें आपल्या घरी  राजाच्यासारखी 
मेजवानी केली आहे असें तिनें पाहिलें; त्याचें चित्त 
रमून गेळें होतें; तो फार झिंगला होता; यास्तव 
सकाळीं. उजाडेपर्यंत तिनें त्याला कमीजास्त. .कोंहीं . 
सांगितळें नाहीं. ३७ सकाळीं .नाबालाची निश्या उतरल्या- 
वर त्याच्या क्षीनें ह्या स्व गोष्टी त्यास सांगितल्या; 
तेव्हां त्याचें हृदय . मृतवत झालं, तो पाषाणासारखा 
झाला. ३८ नंतर दहा दिवसांनीं परमेश्वराकडून 
नाबालास असा तडाका मिळाला कों तो मरत्यु पावला. 
३९ नाबालाच्या मृत्यूचे वृत्त ऐकून दावीद म्हणाला, 
नाबालाचच्या हातून माझी अप्रतिष्ठा झाली तिची दाद 
ज्यानें घेतली आणि . आपल्या दासास धात करण्यापासून 
आवरिलें, तो परमेश्वर धन्य ! परमेश्वराने नाबालाचें 
दुष्कमे त्याच्याच शिरीं. उलटविलें. मग दाविदानें 
अबोगइलेशीं लमाचें बोलणें. करण्याकरितां तिच्याकडे 
लोक पाठविले. ४० दावीदाचे चाकर कर्मेल येथें 
अबीगइलेकडे येऊन तिला म्हणाले, तुला आपली 
स्री करावयासाठी घेऊन या म्हणून दाविदाने 


३२३ 


अ० २५४०-२६१६ 


3 दासुवेल 





पच सय आम्हांस पाठविर्ळे आहे. ४१ ती: उठून भूमी- 


पर्यंत लवून म्हणाली कीं आपली. दासी भाझ्या स्वामींच्या 
दासांचे चरण धुणारी दासी होष््यांस सिद्ध आहे. 
४२९ मग अबीगई ल तांतडीने उठून गाढवावर बसली; 
तिच्या. पांच सख्या तिच्याबसेबर गेल्या; ती 
दाबिदाच्या जासुदांमागून॑ जाऊम त्याची स्री झालीं. 
इ ३ दाबिदाने इज्ञेलकरीण अहीनवाम, हीहि “ एके 


बायक्रो केलो; अशा या दोघी त्याच्या स्रिया" ल्या. 
४४ शौलानें आपली कन्या मीखल, . जी दाविदोची 


स्त्री होती, तिला . गह्लीमवासी लहझाचा पुत्र “पा लती 
यास देऊन टाकिले होतें. 
१ मग जिफी लोक गिंबा येथे शौलाकडे 
जाऊन म्हणारे, रानासमोरील॑ हकीला डोंगरांत 
* दांवीद लपून राहिला आहें ना? २ तेव्हां 
शौ इक्लाएलांतळे तीन : हजार निवडक योदे' बरोबर 
घेऊन दांविदाचा शोध करावयास जीफ रानांत 
निघून गेला. ३ शोलानें आपली छावणी रस्त्याच्या 
बाजूला रानासमोरल्या हकींला डोंगरावर केली. 
दावीद त्या रानांत राहत होता; शौळ आपला 
पाठलाग करीते रानांत॑ आला आहे हें त्यास समजे. 
: ४ तेव्हां 'दाविदाने हेर पाठवून शल खरोखरच 
आला. आहे कीं काय यांची माहिती काढिली. ५ मग 
दावीद उठून ' जेथें शोलाचां तळ पडला होता तेथें 
निघून गेला; तेथें शौळ व त्याचा सेनापति नेंरांचा 
पुत्र अबनेंर हे निजले होते तें स्थळ त्यांनीं पाहिलें. 
शौळाच्या सभोवती. गाडेतळ होता, आणि लोकांनीं 
त्यांच्या सभोवार आपले डेरे दिले होते. ६ तेव्हां 
दाबिदाने आअहीमलेख हित्ती आणि . यवाबांचा भोऊ 
सरूवेंचा पुत्र अबीशय यांस म्हटलं; माझ्याबरोबर त्या 
छावणींत शौलाकडे' येण्यास कोण तयार आहेत? 
अबीदाय म्हणाला, मी. आपल्याबरोबर येतों. ७ तेव्ह्यां 
. दावीद व अबीशय त्या लोकांजवळ रात्रीचे गेले; तेथें 
जाऊन पाहतात तों झाल गराडेतळाच्या आढ... निजला 
आहे, त्याच्या उझश्लाजवळ. : त्याचा भाला . भूमीत 
रोवलेला, आणि अबनेर व इतर॑ लोक त्याच्या 


सभोवार निजले आहेत असें त्यांच्या इटीस पडलें. 
८. तेव्ह्यं अबीशय दाविदास म्हणाठा, देवाने आज 
आफ्ला: शत्रु आपल्या हातीं दिला आहे; तर आतां मला 
त्याच्या भाल्याने त्याजवर एकच चार असा करूं द्या कीं 
तो त्यास भेदून जमिनींत शिरेल; भाला पुनः मारण्याची 
जरूर्च पडणार नांही. ९ दावीद. अबीठायास 
म्हणाला; त्याचा वध करू नको; - परमेश्वराच्या 
अभिवबिक्तावंर हात चालवून . कोण निर्दोष राहणार £ 
१० दावीद आणखी म्हणाला, परमेश्वराच्या जीविताची 
शपथ, परमेश्वरच त्यास . मारील अथवा त्याचा काळ 
आला म्हणजे तो मरेळ अथवा युद्धांत त्याचा अंत 
होडेळ. ११ :परमेश्वराच्या अमिषिक्तावरः आपला 
हाले दाकाबयाचें मजकडून न घडो; प्रण आतां त्याच्या 
उद्याजवळ' असलेला भाला आणि पाण्याचा चंबू घे; 
मँगे आपण निघून जाऊं. १२ तेव्हां .दाविदाने 
शौलोंच्या उद्याजवळून भाला आणि पाण्याचा चंबू 
उचलून घेतला, आणि ते निघून गेले. ते निघून 
गेले तेव्हां कोणीं त्यांस पाहिलें की ओळखले नाहीं व 
कोणी जागाहि झाला नाहीं. ते: सवे निद्रिस्त होते; 
परमेश्वराने त्यांस गाढ निद्रा लाविली 'होती, *१३ मग 
दावीद पलीकडील बाजूस एका दूरच्या. टेकडीच्या 
माध्यावर उभा राहिला; त्यांच्यामध्यें बरेंच अंतर 
होते. १४ दावीद त्या लोकांस आणि नेरांचा 
पुत्र अबनेर यास मोठ्याने हाक मारून म्हणाला, 
अंबनेस, ओ.-.कां देत नाहींस १६ तेव्हां अबनेरानें 
म्हटलें;. राजास हाक्र मारणारा असा तूं कोण आहेस? 


१५. दावीद अबनेरांस म्हणाला, तूं मर्द आहेस नाई 


इंक्माछ्लांत तुझ्या तोडीचा कोण ' आहे १. असें असून 
आपला. प्रभु राजा ह्याचें तूं कां रक्षण केलें नाहीं १ 
एक. जण तर तुझा स्वामी राजा याचा धात करण्यास 
आला होता; १६ तूं जें हें काम केलें तें कांही चांगलें 
नव्हे; - परमेश्वराच्या . जीविताची दपथ,: तुम्ही मरण- 
दंडास पात्र आहा, कारण प्रभु परमेश्वर यांचा 
अभिषिक्त आपला स्वामी ह्याचे रक्षण तुम्ही 
केलें नाही. राजाचा भाला व त्याच्या उश्याजवळ 


श्‍्र्ड 


१:झसुवेल 





प्राण्याचा चंबू. कोठें आहे. तो पाहा. 9७ तेव्हा 
ल. दोविदाचा शब्द . ओळखून म्हणाला, माझ्या 


पुत्रा. दाविदा, हा तुझाच शब्द काय: दावीद म्हणार्र, . 
'माशे. स्वामी महाराज, होय, हा 'साझाच:शब्द. १८ तो 


आणखी: म्हणाला, - माझे स्वामी आपल्या दासाच्या 
पाठीस-काँ,लागळे आहेत ६ मीं काय केलें आहे १ माझ्या 
हातून कोणती कसूर. झाली. आहे? १९ आतां माझे 
स्वामी महाराज यांनीं .आपल्या दासाची विनंति ऐकावी; 
परमेश्वराने जर आपण्मला. मजविरृद्ध चेतविळें असेल तर 
तो हें माझें अर्पण मान्य करो; पण कोणीं मानवांनी 
आपणांला चेतविळें असेल तर परमेश्वराच्या दृष्टीने ते 
झापित. होवोत, कारण... मीं- परमेश्वराच्या वतनाचा 
वाटेकरी होऊं नये. म्हणून त्यांनीं मला बाहेर हाकून 
दिलें आहे. ..ते म्हणतात, जा, अन्य: देवांची उपासना 
कर. २० तर आतां परमेश्वराच्या दृष्टीवेगळें माझें 
रक्त भूमीवर. न पडो; डोंगरांत कोणी तित्तिराची 
विकार करावी तसा इस्राएलाचा राजा एक /पिसू 
धुंडावयास निघाला आहे. २१ तेव्हां शोळ म्हणाला, 
मी अपराधी आहें, माझ्या पुत्रा दाबिदा, माघारी ये; 
आज माझा प्राण तुझ्य़ा दृष्टीला मोलवान' वाटला 
म्हणून यापुढें तुला. मी : कांहीँएक उपद्रव करणार 


नाही; पाहा, मी मूखेपणानें - बागर्ला. आहे, माझ्या 


हातून' मोठा अधर्म झाला आहें. २२ दावीद म्हणाला, 
महाराज, हा पाहा भाला; हा घेऊन जाण्यासाठी एकाद्या 
सेवकास पाठवा; २३ परमेश्वर प्रत्येकास त्याच्या 
धार्मेकलेचें ब॑ सचोटीचें फळ देईल; आज परमेश्वराने 


आपणाला माझ्या - हातीं दिलें होतें तरी मीं पस्सेश्वराच्या 


अभिषिक्तार आपला हात. राकिला: नाहीं; २४ पाहा; 
आपला प्राण जसा माझ्या दीला आज मोलवान्‌ वाटला 
तसाच ' माझाहि प्राण परमेश्वराच्या दृष्टीस. मोलवान्‌ 
वाटो न तो मला सवे संकटांतून सोडवो. २५ तेव्हां 
शल दाविदास म्हणाला, माझ्या पुत्रा, दाविदा, तूं 
धन्य हो; तूं मोठा पराक्रमी होशील आणि खरोखर 
यशस्वी होशील. मग दावीद आपल्या वाटेने ग्रेला 
आणि शोल स्वस्थानीं परत आला. 


अ० २६५१ ६-२७५११ 





* १ द्वावीद आपल्या .मनांत म्हणाला, मी 
ग कोणत्या:तरी दिवशीं शोलाच्या हातून मरणारच; 
तर- पलिष्ट्यांच्या देशांत पळून जावें यापेक्षां 


दुसरा चांगळा उपाय नाहीं; अशाने शोळ माझ्या- 


संबंधाने. निराश होऊन इस्लाएल देशाच्या . कोणत्याहि 
प्रांतांत. माझा यापुढें शोध करणार नाहीं; याप्रमाणे मी 
त्याच्या हातून सुट्न जाईन... २ तेव्हां दांवीद आणि 
त्याच्याबरोबरचे सहाशे लोके निघून गथचा राजा 
मावोखपुच आखीश याजकडे गेले. ३ दावीद: व'-त्याचे 
लोक आपआपल्या परिवारांसह गथांत आखिशाच्या- 
जवळ राहिले; दावीद . आपल्या दोन स्त्रिया; म्हणजे 
इज्रेळीण . अहीनवाम व. नाबालाची खत्री. कमेंलीण 
अबीगह्रेळ,.. यांस. घेऊन राहिला. ४ दावीद गथ येथें 
पळून: शेला: हे. वर्तमान शोलास समजल्यावर . त्याने 
त्याचा तदनंतर शोध करेला नाही... 

५ दावीद आखीशास म्हणाला, मजवर आपली कृपा- 
दृष्टि असेल तर एकाद्या खेडेगांवांत मला जागा द्या 
म्हणजे मी तेथें राहीन; आपल्या दासानें आपल्याबरोबर 
राजथानींत कां राहावें ६ तेव्हां आखीशाने त्या दिवशीं 
त्याला सिकूलाग हें नगर दिलें; म्हणून सिकूलाग हें: नगर 
आजवर यहूदाच्या राजांचें,आहे : 

७ पलिष्ट्यांच्या देशांत. दावीद: . जाऊन.. राहिल्यास 
पुरें. एंक वर्षे. चार महिने झाले. ८ मग दावीद व त्याचे 
लोक यांनीं गरी, गिरजी व अमाळेकी यांच्यावर स्वारी 
केली; श्राकहून मिसर: देशाकडे जातांना जो प्रदेश 
लागतो त्यांत हीं राष्ट्र: प्राचीन काळापासून वसलीं 
होतीं. ९-दाविद्दाने त्या प्रदेशावर मास. केला आणि 


'तेथल्या . कोणाहि. स्त्रीपुरुषांस जीवंत सोडिले नाहीं 


आणि तेथलीं शेरडेमेंढरें,. गाईंबेल, गाढवे, उंट आणि 
वक्लप्रावरणे॑ धेऊन. तो परत. आखीकाकडे गेला. 
१० आखिशाने विचारिले, आज तूं कोणावर स्वारी 
केली १ दावीद म्हणाला, यहूदाचा दक्षिण प्रांत, यर- 
हमेल्यांचा दक्षिण श्रांत व केन्यांचा दक्षिण प्रांत यांवर. 
११ दाबिदाने गथ येथें आणावयास कोणीं स्री किंवा 
पुरुष जीवंत ठेविला नाहीं; तो म्हणाला, त्यांना आणिरें 


३२५ 


अ० २७६११-९८५१५ 


१ शसुवेल 





असते तर दाविदाने असें असें केलें असी त्यांनीं 
झामची चहाडी केली असती. तो पलिष्ट्यांच्याः देशांत 
राहिळा तोंपर्यंत. त्याचा असाच क्रमे चाळू राहिला. 
_ १२ आखोीशानें दाविदाच्या बोलण्यावर भरंवसा ठेंदून 
म्हटलें, यानें इद्लाएह लोकांस आपली अगदी “धीट 
येईलसें केलें आहे; तर आतां हा निरंतर आपला दास 
होळन राहील.  . 

-. १ त्या काळीं पलिष्ट्यांनीं इस्राएल लोकांशीं 
शट लढण्यास आपलीं सैन्ये एकवंट केलीं. तेव्हां 

आखीशे दाविदास म्हणाला, हें परके समज कीं 
' तुला: आपल्या लोकांसह लढावयास माझ्या सैन्याबरोबर 
"यावें लागणार. २ दावीद आखीशास म्हणाला, आपला 
दास काय करील ते आपणाला आतां समजून येईल. 
आखीश॑ दाविदास म्हणाला, म्हणूनच मी तुला माझें शिर 
सलामत राखावयास कायमचा ठेवून घेतों. 


रामा येथें त्यास मूठमाती दिली होती. शोलार्ने दैवज्ञांस 
._ व मांत्रिकांस देशांतून घालवून दिलें होतें. ४ पलिष्ट्यांनीं 
एकवट . होऊन झलेम येथें छावणी दिली; इकडे 
झौलानें सवे इद्लाएह जमो कलन गिलबोवा येथे छावणी 
दिली:-. ५ पलिष्टयांवें सैन्य पाहून शौल घाबरला व 
त्याच्या मनाचा  थरकांप. क्षाला. ९ शोलानें परमेश्वरास 


प्रश्न विचारिले असतां परमेश्वराने स्वभते, उरीम अथवा 
- त . | म्हणाला, परमेश्वर तुझा त्याग करून तुझा. शत्रु. 


र म्हणाली; शौठानें. काय. केलें तें तुळ ठाऊकच आहे; 


भतविद्याप्वीण॑ व चेटकी यांचें. त्यानें देशांतून उच्वाटन 
केलें आहे; आतां मला मारून टाकावे म्हणून माझ्या 
जिवाला पाझ कां लावतोस? १० शोलानें परमे- 
श्वराची शपथ' घेऊन तिला. म्हटलें, परमेश्वराच्या 
जीविताची शपथ; या बाबतींत. तुळा काहीएक दंड 
व्हावयाचा नाहीं. ११ त्या ख्लीने. वचारिलें, मी 
तुझ्यासाठी कोणाला उंठवून आणूं १ तों . म्हणाला, 
शमुवेलास उठवून आण. १२ त्या ख्रीने. रामुवेलास 
पाहिळें, तेव्हां मोठ्याने किंकाळी फोडून तीं शौलांस 
म्हणाली, आपण मेला कां फसविले ? आपण शोल आहां. 
१२३ राजानें तिला म्हटले, मिऊं नको; तुला काय 
दिसतें ९ ती शौलास म्हणाली, कोणी दैवत पथ्वींतून 
बर येतांना दिसत आहे. १४ त्याने तिला विवारिर्ठे, 
त्याचें त्वरूप कसें आहे? ती म्हणाली, एक ग्ृद्ध पुरुष 
उडून येत आहे; त्यानें झगा घातला आहे. तेव्हां 
शौलानें_ताढिळें कीं तो शसुवेल असावा; म्हणून त्याने 
भूमीपर्यंत लवून नमस्कार केला. १५ शमुवेल शौलास 
म्हणाला, तूं. मला वर बोलावून माझ्या शांतीचा भंग 
कां केला £ शौऊ म्हणाला, मी मोठ्या संकटांत पडलों 
आहें; पलिष्टी मजशी लढत आहेत, आणि देवाने 
माझा त्याग. केला आहे, आणि आतां मला तो 
संदेष्टयांच्या अथवा स्वम्नांच्या द्वारें माझ्या प्रश्नाचे उत्तर 
देत नाहीं; यास्तव मी आतां काय करावें तें तूं. मठा 
सांगावें म्हून मीं तुला बोलाबिळें आहे. १६ शमुवेल 


झाला आहे, तर वू. मळा कशाला प्रश्न करितोस £ 
१७ फरमेश्वरानें माझ्या द्वारें सांगितळें होतें. तसेच 
त्यानें आपल्या मनोदयाप्रमाणे केलें आहे; परमेश्वराने 


, | तुझ्या हातून राज्य हिसकावून घेऊन तुझा शेजारी. ' 


दावीद यास दिर्ळे आहे. १२ तू .परमेश्वराची वाणी 


उद्यां तूं आपल्या पुत्रांसह मजकडे येशील; परमेश्वर 


३२६ 


अ० ९८५१५-रे०४३ 





इुक्सणलाचें सैन्य :.पल््ियांच्या. हातीं -देडेळ.' २० मग 
-औहः- भूमीबर सप्रक्षेल पालथा पडला; .- डासुवेलाच्या 
भषणानें..तो अत्यंत भयभीत झाला; त्याच्यांत कांहीं 
ज्ञाण उरलें नाहीं. त्याने दिवसभर व रात्रभर बिलकूल 


अन्न सेवन केलें नव्हतें म्हणून त्याच्या अंगांत मुळींच | 
ताकद उरली नव्हती. २१ मग. ती स्री शोलाकडे आली ।:. 
व तो. फार व्याकुळ झाला आहे. असे पाहून त्याठा , 
म्हणाली, पाहा, आपल्या दासीने आपलें म्हणणे ऐकले, : 


आणि: आपला. प्राण मुठींत धरून आपण मलाः'सांगितलेले 
शुब्द- मरी. ऐकले; २२ तर आतां .आपणहि आपल्या 
दासीचें. म्हणणें ऐका; मी आपणाला घासभर अन्न वाढितें 
त. खा. म्हणजे वाटेने चालावयास आपणाला शक्ति येईल. 
२३ तो म्हणाला, मला नको, मी खाणार नाहीं 
त्या स्त्नीप्रमाणें त्याच्या चाकरांनींहि . त्याला. आग्रह केला 
तेव्हां त्यानें त्यांचें म्हणणे ऐकळें. तो. जमिनीवरून 


उठून पलंगावर बसला. २४ त्या रीच्या घरीं एक 


लढ वासरू होतें; तें तिनें त्वरेने कापले, आणि कांहीं 
पीठ घेऊन तें तिनें मळिळें आणि बेखमीर भाकरी 
भाजिल्या; २५ मग तिनें तें अन्न शौलापुढें व त्याच्या 
चाकरांपुढें ठेविले, आणि ते जेवले. नंतर ते त्य़ा राती 
निघून गेले. 
१ इकडे पलिष्ट्यांनी आपली सवे सेना 

९ अफेक्रांत एकवट केली; इल्लाएठ लोकांनीं 
इज्रेलांत एंका झऱ्यापाशीं छावणी दिली होती. 

२ पलिष्ट्यांचे सरदार आपआपल्या शंभरशंभर व हजार- 
हजार. योद्धांच्या पुढें चालले, आणि सैन्याच्या 
पिछाडीस आखीदाबरोबर दावींदहि आपल्या मनुष्यांच्या 
पुढें चालला. ३ पलिष्ट्यांचे. सरदार म्हणाले, या 
इन्र्यांचें येथें काय काम ६ तेव्हां आखीश पलिष्टयांच्या 
सरदारांस म्हणाला, इस्राएलाचा राजा शोल याचा सेवक 
दावीद हा नव्हे काय ९ आज तो कैक दिवस किंबहुना 
कैक वर्षे मजपाशीं आहे; तो त्यांना सोडून मजकडे 
आला तेव्हांपासून आजपर्यंत मला त्यांच्यांत कांहीं 
वावगे आढळले नाहीं; ४ पण... पलिष्ट्यांचे सरदार 


“म्हणाले... तोच हा दावीद: ना? ६ 


आम्हांबरोबर लढाईस येऊं नये; तो..आल्य..तर जो 


आमचा वैरी. होईल; तो आपल्या: :बवामेझ :दुशऱ्या . 
कशाने प्रसन्न करणार जरें..१६ या. . लोकांची :-शिरें 
कापूनच कीं नाहीं 
५ शैौलानें हजासें वधिले 
दाविदानें:लाखों वघिले, | 
असें. ज्याविषर्यी ठोक नाचून :व गाऊन आळीपाळीने 


तेव्हां आखीशाने 
दाविदास :बोलावून .म्हटळें, परमेश्वराच्या. जीविताची 
शपथ, तू. तर सात्विकपणाने वर्तळा .आहेस आणि 
सैन्यांत .मला . तुझी वर्तणूक चांगली दिसून आली 
आहे; कारण जेव्हांपासून तू. मजकडे आलास ..तेव्हां- 
पासून तुझ्या...ठायीं मला कांहीं वाहेट आढळून आलें 


नाहीं; पण. तूं सरदारांच्या मनास कांहीं येत नाहींस, 


७ तर आतां तूं सुखरूप परत जा, पलिष्ट्यांच्या सर- 
दारांची इतराजी करून... घेऊं नको. ८ दावीद 
आखीशास म्हणाला, मीं काय केलें आहे १ मी आपणाकडे 
आलों.तेव्हांपासून आजपर्यंत आपणाला आपल्या दासाच्या 
ठायी... काय आढळले आहे. क्री आपला स्वामी 
राजा याच्या. शत्रूंशी लढावयास जाऊं नये £ ९. आखीदा 
दाविदास म्हणाला, मळा ठाऊक आहे कीं तू माझ्या 
दृष्टीनें देवदूतासारखा चांगला आहेस; तरी पलिष्ट्यांचे 
सरदार म्हणतात कीं तूं त्यांच्याबरोबर लढाईस जाऊं 
नये. १० तर आतां तुझ्या धन्याचे चाकर जे तुज- 
बरोबर आले आहेंत त्यांच्यासह पहाटेस ऊठ आणि 
डजाडतांच मागैस्थ हो. ११ दावीद वं' त्याचे . लोक 
पहाटेस उठून पलिष्ट्यांच्या देशीं परत गेले. इकडे 
पलिष्टी इग्रेळावर चढाई करून गेले. न 
१ दावीद आपल्या मनुष्यांबरोबर सिक्रलाग 
३० 'येथें तिसऱ्या दिवशीं पोहचला तेव्हां त्यांच्या 
"दृष्टीस पडलें कीं अमालेक्यांनीं दक्षिण देश व 
सिकूलांग यांवर स्वारी केली असून सिक्रूलागावर मारा 
करून तें अभीने जाळून टाकिले आहे, २ आणि तेथील 
श्रिंथांस व लहानमोठया सगळ्याोस त्यानी कैद कलन 


त्यांजवर फार रागावले; ते त्यास म्हणाले; जें स्थल तू] नेलें आहे; त्यानी - कोणाची कसले केली मोही तर 


त्यांस दिलं आहे. तेथें त्याला परत पाठवून दे; त्याने 


त्यांचा पोडांव करून ते आपल्या वाटेनं गेले. ३ दावीद 


३२९७ 


'भ< ३७०३-२३ 


न _ त्याचे.:लोक नगरांत आले तेव्हां नंगर जाळून 
टाकिले 'आहे आणि त्यांच्या स्रिया, पुत्र व कन्या-पाडाव 
करून नेल्या आहेंत असें त्यांस- दिसून आलें: ४ तेव्हां 


दावीद व त्याच्याबरोबरचे लोक हेक काहून एवढे 


रडले कीं त्यांना आणखी र्यांची शक्ति. राहिली 


नाहीं. ५ दाविदाच्या दोन्ही शरिया इजेलीण अहीनवाम. 
व॒नाबालाची स्त्री कमर्लीण अबीगईल ह्यांना पाडोव' 
कलन नेलें होतें..६ त्या समयी दावीद मोठ्या" पेचात. 


- पडला; कारण लोक आपलें सुत्र व केन्या *  यांच्या- 


. करितां शोकाकुल होऊन दाविदा्स दर्गडमॉर करावा 


अंसें म्हणू लागले; पण दावीद आंपला देव परमेश्वर 
याजवर मिस्त॑ ठेवून खंबीर राहिला 

७ ' दावीद अहीमलेखाचा पुत्र अंब्याथार याजक 
यास म्हणाला, एफोद मजकडे आण. _ तेव्हां अब्या- 
भाराने एंफोंद दाविदाकडे आंगिलें. ८ दाविदानें 
परमेश्वरास प्रश्न केला, मी या टोळीचा पाठलाग करू 
काय ६ मी त्यांस गांठीन काय ? त्याने उत्तर दिलें. 
त्यांचा पाठलाग कर, तूं खात्रीने त्यांस गांठिशील व 
सर्वांना सोडवून आणिजझ्ील. ९ तेव्हां दावीद आपल्यो' 
बरोबरची सहाशे माणसे. घेऊन बसोर नाल्यापर्यंत 
जाऊन पोहंचला; तेथें कांही ठोक मागें पडले व ते तेथें 
राहिले. १० दावीद. व चारशे लोक यांनीं पाठलाग 
चालविला; बाकीचे दोनशें. लोक एवढे थकून गेले 
होते कीं... त्यांस बसोर . नाल्यापलीकडे जातां येईना. 


११ त्यांच्या. लोकांस मैदानांत. .एक मिसरी पुरुष आढ- 


ळला; त्यास त्यांनीं दाविदाकडे नेलं; त्यांनी. भाकर दिली 
ती त्यानं खाल्ली आणि त्यास त्यांनीं. पाणी पाजिलं. 
१२ आणखी त्यास अंजिराच्या ढेषेचा तुकडा व दोन 





4 जलुवेल 


हिन कि ककल कड आ अडला कडाडला मयवन 


१४ आम्टी करेथ्यांच्या दक्षिण* प्रांतावर; यहूदा प्रांतावर 
व कालेबाच्या. दक्षिण भागांवर “ स्वौरी केळी आणि 
सिकूठाग आग लावून जाळून टाकिले. १५ दावीद त्यास 
म्हणाला, त्या टोळीकडे मेला नेज्ील काय ? तेव्हां तो 
म्हणाला, आपण मला जिवे मारणार नाहीं व माझ्या 
धन्याच्या हातीं मला देणार नाहीं अज्ञी आपण देवाच्या 
नांवार्ने आणभाक कराल तर मी आपणाला त्या. टोळीकडे 
नेईन. १६ तो त्यास तेथें घेऊन गेलां तेव्हां त्यास असें 
दिसले. कॉ. ' ढोक जमिनीवर चोहोकडे पांगूनं. खाऊन- 
पिऊन मजा करीत आहेत; कारंण त्यांनीं पलिष्टयांच्या 
प्रांतांतीन व यहूंद्यांच्या प्रांतांतून पुष्कळ लूट आणिली 
होती. १७ तेव्हां त्या दिवसाच्या संध्याकाळपासून 
दुसऱ्या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत दावीद त्यांचा 
संहार करीत राहिला; त्यांच्यापैकी चारशे तरुण पुरुष 
उंटोवरं स्वार होऊन पळून गेले होते त्यांखेरीज एकहि 
मनुष्य बचावला नाहीं. १८ अमालेकी लोकांनीं पाडाव 
करून नलेल्या सर्वासं दाविदाने सोडविळें आणि आपल्या 
दोन्ही ल्रियाहि सोडविल्या. १९ लहानथोर, कन्यापुत्न, 
लूट वगेरे जें कांहीं ते घेऊन गेले होते त्यांतले त्यांस 
परत मिळालें नाहीं. असें कांहींच नव्हते; दाविदानें 
तें स्व परत आणिलं. २० दाविंदाने त्यांचीं शेरडें- 
मेंढरे, गाढवे, बेळ वगेरे सर्व लटिलीं; हीं जनावरें लोक 
आपल्या. जनावरांपुढें हाकून नेतांना ते म्हणाले, ही 
दाविदाची लूट आहे. २१ .मग जे. दोनशें पुरुष फार 
थकल्यासुळें दाविदाबरोबर. गेले नव्हते व ज्यांस बसोर 
नाल्यापाशीं तो ठेवून . रेला. होता, त्यांच्याजवळ दावीद 
गेला, तेव्हां ते त्यास व . त्याच्याबरोबरच्या लोकांस 
भेटावयास सामोरे आले; आणि दाविदानें त्यांच्याजवळ 





खिसमिसांचे घड दिले; ते . खाऊन तो . ताजातवाना | जाऊन त्यांचे क्षेमकुडळ विचारिळें. २२ तेव्हां 
झाला, कारण तीन दिवस व..तीन रात्री त्यानें भाकर ।- दाविदाबरोवर गेलेल्या लोकांपेद्षी जे वाईट व अधम 
खाल्ली नव्हती कीं तो पाणी प्याला नव्हता. १२ दाकिदानें | लोक होते ते म्हणूं लागले, कांहीं लोक आमच्या- 
त्यास विचारिलें, तू कोण, कोठला. त्यानें म्हटक; मी । बरोबर आले. नाहींत म्हणून आम्हीं जी ळट 
एक मिसरी तरुण... पुरूष असून-.-एका अमालेक्री | आणिली आहे. तींतली त्यांस आम्ही कांहींएक देणार 
मनुष्याचा दास आहे. आज. तीन. दिवस झाले, मो | नाहीं; प्रत्येकाची बायकापोरें मात्र ज्याची त्याला देऊं 
आजारी पडलो म्हणून माझा धनी -मला सोडून येला. .| त्यांनी त्यांस घेऊन निघून वें, २३ पण दावीद 
३२८ 


१ झसुवेल 


अ० ३०:२१-३१५१३ 





म्हणाला, बांधवहो, परमेश्वराने जे आपणांला दिलें 
आहे त्याचे असें करू नका. त्यानें आपलें रक्षण केलें 
आहे व जी टोळी आपल्यावर चाल करून आली होती 
ती आपल्या हातांत दिली आहे. २४ या बाबतींत 
तुमचें कोण ऐकणार १ जे लढाईस गेले त्यांस जेवढा 
वांटा मिळेल तेवढाच जे सामानासुमानापाशीं राहिले 
त्यांसहि. मिळेल; त्यांस सारखाच वांटा मिळेल. २५ त्या 


दिवसापासून पुढें हीच वहिवाट पडली; त्यानें असाच: 


नियमविधि इस्नाएलांस आजपर्यंत लावून दिला आहे. . 

* २६ दावीद सिकलाग येथें आला तेव्हां त्यानं आपले 
मित्र. ग्रहूदाचे वडील यांजकडे लटीचा कांहीं भाग 
पाठविला व त्यांस सांगून पाठविळें कीं परमेश्वराच्या 
शत्रूंच्या. लटींतून तुम्हांस ही भेट पाठविली . आहे; 
२७. बेथेळ, दक्षिणेतील रामोथ, यत्तोर, २८ अरोएर, 
सिफमोथ, एश्मो, . २९ .राखाल व येरहमेली येथले 
नगरवासी, केन्यांच्या नगरांतले रहिवासी, ३० हर्मा, 
कोराशान, अथाख, ३१ आणि हेग्रोन आदिकरून ज्या 
ज्या ठिकाणीं दावीद आपल्या लोकांसह फिरत असे 
तेथील आपले मित्र ह्यांस त्यानें लटींतून भेटी पाठविल्या. 

१ पलिष्टी इत्वाएलाशीं लढले; तेव्हां. इता- 
- ९ एल लोक पलिष्ट्यांपुहहून पळून 'गेळे व :गिलबोवा 


डोंगरांत घायाळ.. हेऊन पडले, . २. पल्मिष्ट्यांनीं. 


शौलाचा व त्याच्या. पुत्रांचा .. घाठळाय :.निकरानें :करून 

शोलाचे पुत्र योनाथान;, अबीनादांब. व॒ मलकीुवा 

यांस वधिलें. ३ शोलाशीं . फार निकराची लढाई झाली; 

तिरंदाजांनीं त्यास गांठिळें; त्यांच्यामुळे तो फार हेराण 

झाला. ४ तेव्हां होळ आपल्या शक्नवाहकास म्हणाला. 
१ अ० १४:४९ येथें शी. 





आपली तरवार उपसून मला भोसक, तसें च केल्यास 
हे असुंती लोक येऊन मला भोसकतील व माझी 
बिटंबना करितील; पण त्याचा शक्नवाहक तसें करीना; 
तो फार घाबरला होता. तेव्हां शौलळ आपली तरवार 
काहून तिच्यावर पडला. ५ शौळ मेला हें पाहून त्याचा 
शत्नवाहकहि. आपल्या तरवारीवर पहून त्याजबरोबर 
मेला. ६ या प्रकारें शोल, त्याचे तिघे पुत्र, - त्याचा. शक्ष- 
वाहक व त्याचे सवे लोक एकाच दिवशीं..एकदम-- मृत्यु 
पावले. ७ खोऱ्याच्या पलीकडे आणि यादॅनेच्या पलीकडे 
जे इद्माएल लोक होते त्यांनीं पाहिलें कॉ इस्लाएल लोक 
पळाले आहेत आणि शौळ व त्याचे पुत्र मरण पाके 
आहेत, तेव्हां तेहि आपआपलीं नगरे सोहून पळाले 
आणि पलिष्टी लोक त्यांत जाऊन राहिले. . 

८ दुसऱ्या दिवशीं मारलेल्या लोकांना . नागविण्यास 
पलिष्टी आले तेव्हां शोल व त्याचे. तिघे पुत्र गिळबोचा 


डोंगरांत पडलेळे त्यांस आढळले. ९ तेव्हां त्यांनीं 


शौलाचें शिर. छेदिळें, त्याचीं हत्यारें छटिलीं आणि 
आपल्या देशांत सवेत्र जासूद पाठवून त्यांच्या देवळांत 
व. लोकांत हें वतमान पसरविले. :१० त्यांनीं त्याची 
हत्यारे. अष्टारोथ देवीच्या मंदिरांत ठेविलीं व त्याचें 
धड बेथ-शानच्या गांवकुसास टांगिळें. ११ पलिष्टयांनीं 
शौलाचें. काय केलें. ते. याबेश-गिलादच्या रहिवाऱ्यांनीं 
ऐकळें; 9२. तेव्हां तेथले सवे हूर वीर. निघाले, आणि. 
रातोरात जाऊन त्यांनीं झोल व. त्याचे पुत्र. यांचीं प्रेते 
बेथ-शानाच्या गांवकुसावरून काहून . याबेश येथें 
आणिलीं व दहन केलीं. १२३. त्यांनीं . त्यांच्या अस्थि 
याबेशांत चिंचेच्या झाडाखाली नेऊन. पुरिल्या आणि 
सात दिवस उपास केला. 


३१२९९ 


२ शमुवेल 


१ शौलाच्या मृत्यूनंतर व दावीद अमालेकयांचा 

९ संहार करून 'परत येऊन सिकूलाग थेंथे दोन दिवस'|. 
राहिल्यावर, २ तिसऱ्या दिवशीं छावणींतून शौल 
होता. तेथून एक माणूस आओला;. त्यानें आपले कपडे 
फाडिले होते व डोक्यांत धूळ घातली होती. तो 
दांविदापाशीं येऊन - पोहचल्यावर त्यानें त्यास सांग 
देडवत घातंठे:' ३ दाविदार्ने त्याला विंचारिळें, तूं कोठून 
आलास ? तो त्यास म्हणाला, भी. इंल्लाएलाच्या 
छावणींतून निभावून आलों आहें. ४ दाविदाने त्यास 
विचारिळे, कसे. काय वतमान. आहे. ते मळा ' सांय 
बरें.. तो म्हणाला, लोक रणभूमीवरून पळाले, पुष्कळः 
लोक पडले च प्रोंणांस सुकले; शाळ व त्याचा पुत्र 
योनाथान हेहि प्राणांस सुकले. ५ दाविदारने बातमी 
आणणाऱ्या त्या तरुणास विचारिठे, शौळ व 
त्याचा पुत्र योनाथान हे मेळे हें तुला कशावरख्न 
कळले १.६ : तो बातमी आणणारा तरुण म्हणाला; 
मी सहज गिलबोवांच्या डोंगरांत फिरत असतां : शौल 
आपल्या भाल्यावंर टेकलेला आहे. आणि रथ. १ स्वार 
त्याच्या पाठीशी येऊन 'अगदीं :मिडले आहेत असें 
मला दिसले. ७ शौलानें मागे पाहिलें तों मी त्याला 
दिसर्ली आणि त्यानें. मळा हाक मारिली. तेव्हां भी 
म्हणालो, कार्ये आज्ञा ? ८ तो मला म्हणाला, तूं कोण 
आहेस ? मी त्यास म्हणालो, मी अमालेकी आहे. ९ तो 
मला म्हणाला, माझ्याजवळ उभा राहून माझा वध 
कर; मला यातना होत आहेत तरी माझा प्राण 
अद्यापि कायमच आहे. १० तेव्हां मीं त्याच्यापाशी 
उभें राहून त्याला वधिलें, कारण त्याचें अर्से पतन 
झाल्यावर तो वांचणार नाही. अद्ली माझी खात्री 
झाली होती. मीं त्याच्या मस्तकाचा मुकुट व त्याचीं 
बाहुभूषणें काढून येथें माझ्या स्वामीजवळ आणिली 


-आहेत. ११ हें. ऐकून दाविदार्ने आपलीं वसते धरून 


फोडिलीं आणि जितके माणूस त्याजबरोबर होते त्यांनींहि 

तसेंच केलें; १२ शौल, त्याचा पुत्र योनाथान, परमे- 

श्रराचे लोक आणि इख्राएलाचें घराणें हीं तरवारीने 
पडलीं म्हणून त्यांच्याबद्दल त्यांनीं शोक केला, विलाप 
केला आणि संध्याकाळपर्यंत ते उपाशी राहिले. 

१३ .मग दाविदार्ने आपणास बातमी देणाऱ्या त्या 

तरुम- मनुष्यास विचारिले, तूं कोठला १. तो . म्हणाला, 

मी एका परदेऱ्याचा पुत्र आहे, मी अमालेकीं आहें. 

१४- दावीद त्यासं म्हणाला, परमेश्वराच्या अभिषिक्ताचा 

वध. करण्यास. हाते चालविण्याची तुला भीति कशी 

नाहीं. वाटली £? १५ दाविदाने एका तरुणास 
बोलावून सांगितळे, जवळ जाऊन त्याजवर हल्ला कर. 
त्यानं त्याजवर असा वार केला कीं तो मेलाच. 

१६ - दावीदे त्यास म्हणाला, तुझा रक्तपात तुझ्याच 

मार्थी अंसो; परमेश्वराच्या अभिषिक्ताला मीं वधिलं असें 

म्हटल्याने तुझ्याच मुखाने तुंजविरुद्ध साक्ष दिली आहे. 

म्प्केऊ 'मंग- दाबिदानें शौल वः त्याचा पुत्र योनाथान 
योंच्यासंबंधानं . पुढील विलापगीत गाइलें; . १८ आणि 
हे धनुष्यनामक. गीत यंहूद्यांस शिकबिण्याची आज्ञा 
केली; पाहा, हँ गीत याझाराच्या पुस्तकांत 

लिह्लिलं आहे ण १ 

१९ हे इस्राएला, तुझा शिरोमणि उच्चस्थानीं वघिला 

आहे. 
बलाढ्य पाहा कसे पतन पाकळे आहेत ! 

२० गथांत हें सांगूं नका, - 
अष्कलोनच्या आळ्यांत हें जाहीर करूं नका; 
पलिष्ट्यांच्या कन्या आनंदित होतील, 
बेसुंत्यांच्या कन्या जयघोष करितील; असें न होवो. 

२१ गिलबोवाच्या डोंगरांनो, 


३३० 


२. शमुवेल 


अर :१५११-२३५१५ 





तुंब्हांवर दृहिवर न पडो, पर्जन्यवृष्ि न होवो. 
नजराणा म्हणून देण्यास तुम्हांवर अर्पणयोग्य झेतें 
-- न होवोत 
कारण तेथें पराक्रम्यांची ढाल भ्रष्ट झाली आहे, 
शौळाची ढाळ तैलाभ्यंगावांचून भ्र होऊन 
___. पडली आहे. 
२२ वघिलेल्यांचें रक्त प्राशन केल्यावांचून व बलाल्यांचें 
मांदें भक्षण केल्यावांचून 
योनाथानाचें धनुष्य कधीं परत येत नसे, 
शौलाची तरवारं कधीं रिकामी परतत नसे. 
२३ छौळ व योनाथान प्रेमळ व मनमिळाऊ असत; 
जीवनांत व मरणांत. त्यांचा वियोग झाला नाहीं; 
ते गरुडांहून वेगंवान्‌ व सिंह्दांहून बलवान्‌ होते. 
२४ इस्राएली कन्यांनो, शौलासाठीं सदन करा 
तो तुम्हांस किरमिजी वक्लें लेववून शंगारीत असे. 
तो तुमच्या वत्नांवर सोन्याचे अलंकार धालीत 
असे. 
२५ रणभुमीवर बलाढ्य पाहा कसे पतन पावले आहेत १ 
योनाथाना, तूं उचस्थानीं वघिला ग्रेला आहेस ! 
२६ माझ्या बंधो, योनाथाना, मी तुझ्याकरितां विव्हळ 
होत आहें 
तूं मजवर फार माया करीत असस; तुझें मजवर 
बिलक्षण प्रेम होतें. 
त्रियांच्या प्रेमाहूनहि तें अधिक होतें. 
२७ बलाढ्य पाहा कसे पतन पावले आहेत ! 
युद्धाची शक्षे कशीं नाश पावलीं आहेत ! 
१ यानंतर दाविदानें परमेश्वरास प्रश्न विचारिला 
कीं भी यहूदाच्या एकाद्या नगरांत जाऊं काय १ 
परमेश्वराने म्हटलें, जा. दाविदानें विचारिलें, कोणी- 
कडे जाऊं £ त्यानें म्हटलं, हेजोनास जा. २ मग दावीद 
इज्नेलीण अहीनवाम आणि नाबालाची स्री कर्मेलीण 
अबीगईेळ या. आपल्या दोघी त्रियांसह तेर्थे गेला. 
३ त्याप्रमाणेंच दाबिदाबरोबर जे पुरुष होते 


ग. ५ तेव्हा 
, जासूद. ' पाठवून - त्यांस -सांगितळें . कीं ; तुम्ही आपला 


-तो चाळीस वषोचा होता; 


४ यहूदी लोकांनीं तेथें जाऊन दाबिदास अभिषेक 
करून यहूदाच्या वंशाचा राजा नेमिलें. 

दाविदास असें कळून' आलें की शौलास ज्यांनीं 
मूठमाती दिली . ते. *याबेश-गिलादचे लोक होते. 
दाविदार्ने. याबेश-गिलादच्या - लोकांकडे 


स्वामी शोळ यास मूठमाती दिली ही. तुमही त्याजवर 
दया. केली, . याबद्दह परमेश्वर तुमचें कल्याण करो. 
६ आतां परमेश्वर तुम्हांशीं दयेने व सत्यतेनें वर्ता; 
तुम्ही हें कृत्य केळें आहे यां तुमच्या चांगुलपणाचा 
मोबदला मीहि तुम्हांस देईन. ७ हिंमत धरा, शर 
व्हा; तुमचा स्वामी शोल सृत्यु पावला आहे. आणि 
यहूदाच्या घराण्याने मला अभिषेक करून आपल्यावर 
राजा नेमिले आहे. 

८ इंकडे नेराचा पुत्र अंबनेर जो शोलाचा सेनापति 
होता तो. शलौलाचा पुत्र इंश-बोशेथ यास बरोबर: घेऊन 
नदीपलीकडे महनाइम येथें गेला; ९ आणि त्यानें गिलाद, 
अंशुऱ्यांचा. देश, इम्नेळ, एफ्राईम, बन्यामीन वगैरे: 
एकंदर इस्माएलांवर त्यास राजा नेमिले. १० शौलाचा 
पुत्र इेश-बोशेथ इस्लाएलांवर राज्य करूं लागला तेव्हां 
त्यानें दोन वर्षे राज्य 
केलें; पण यहूदारचे घराणें दाबिदास घरून राहिलें. 
११ . हेत्रोनांत दाविदानें यहूदाच्या धराण्यावर राज्य 
केलें त्याची मुदत साडेसात वर्षांची होती. 

'१९ मग नेराचा पुत्र अबनेर आणि शौलाचा पुत्र 
इंश-बोश्षेथ यांचे सेवक महनाइमाहून गिबोन येथें गेले, 
१३ इकडे संरूवेचा पुत्र यवाब व दाविदाचे सेवक हे 
बाहेर पडले आणि त्या उभय सेैन्यांची गिबोनाच्या 
तलावापाशीं ग्रांठ पडली; तेर्थे एक सैन्य तलावाच्या 
एका बाजूला व॒ दुसरें दुसर्‍या बाजूला उतरले. 
१४ तेव्हां अबनेर यवाबास म्हणाला, तरुण पुरुषांनी 
उठूंन आपल्यापुढें दोन हात खेळावे; यवाबानें म्हटले, 
बरे, त्यांनीं उठावे. १५. शौलाचा पुत्र इश-बोडेथ याचे 


त्या सर्वास आपआपल्या कुटुंबांसह त्यानें बरोबर | बारा तरुण बन्यामिनी आणि दाविदाच्या लोकांतळे 


नेळे, व ते हेबरोनाच्या गांवांत जाऊन राहिले. 


बारा असे संख्येने सारखे पुरुष उठून पुढें सरसावले. 


३३१ 


अ० २४१६-४६. र 





१६ तेव्हा त्या सर्वानी एकमेकांची मस्तर्के घरून 
आपल्या तरवारी आपल्याबरोबर.  झुंजणान्यांच्या 
कुशीत खुपसल्या व ते. सर्व एकदम पडले; यावरून 
त्या स्थलाचें नांव हेलकव-हसूरीम. ( तीक्ष्ण धारेच्या 
सुर्‍्यांचें - क्षेत्र) असे पडलें; हें“ गिबोनांत आहे. 


१७ त्या : दिवशी. तुंबळ युद्ध झार्ळे;: दाविदाच्या सेवकां” 


पुढें अबनेर :' व॒ इस्राएल : लोक: यांनीं. हार खांद्ली 
१८-सरूवेचे तिघे पुत्र यवाब, :कअवीहाय वं असाएळ 
तेथें होते; त्यांतला असाएक . हा. हरिणासारखा 
पायांचा .- चपळ होता. १९ असाएलानें अबनेराचा 


न्य 


पाठलाग- केला; तो त्याच्या पाठीस लागला असतां 


उजंवीडावीकठे : वळला नाहीं. . २० अबनेराने माग 
वळून . त्याजकडे पाहिळे व. विचारिळें, तू असाएल 


काय १ तो म्हणाला, होय, तोच मी:. २५. अननेर । 


त्यात. म्हणाला; उजवीकडे किंवा ढाबीकडे- वळून 
एकाद्या: तंश्णास पकहून त्याचें. कवच छटून घे; पण 
असाएल "त्याचा : पाठलांग करावयाचें सोडीना. २२. भंय- 
नेर'पुनः असाएलास. महणाला, माझा पाठलाग 'करू्यानचें 
सोडून दे; तुला मारून जमिनीवर. पाढण्यास--मला-क्रां 
लावितोस ६: मग तुझा भाऊ : यवाच'. यास. मी आपलें 
तोंड कसे दाखवू 2 २३ तरी : तो कांहीं केल्या मामे 


त्याच्या पोटांत असा - खुषसलां; कीं. तो त्याच्याःपोटांत 


जाऊन पाठींतून *- निघाला; 'आणि तो . तेथेंच > पढून 
मेला. असाएठ भरून पडला त्या ठिकाणी जेब्रढे £लोक | 


आले तेवढे स्तब्ध उभे. राहिले. २९४-इकडे येवीब-व 
अबीशय़़ यांनीं .अबनेराचा" पाठलाग. चाळू ठेविला, व 
सूर्यास्त होतां. -होतां. अम्मा . नामक पहाडापाशी. ते 
पोहंचले;. हा. पहाड. गिबोन रानाच्या वाटेवरील .यिहा 
नांवाच्या गांवासमोर आहे. :२५ . बन्यामिनी ळोक 
अबनेरापा्शी एकवट . होऊन “एक फौज बनून एका 
पहाडाच्या पिखरावर उभे. राहिळे. २६ तेव्हां. अबनेर 
यवावास ' हाक मारून म्हणाला, तरबारीस - निरंतर 
भक्ष्य देत राहावयाचे काय ९ याचा: अंती परिणाम 
दुःखदायक होणार हे “तुला ठाऊक नाही काय£ 





आपल्या . भाऊबंदांच्या पाठीस . लागण्याचें सोडून द्या, 
अज्ली आह्ञा. तू आपल्या. लोकांस कोठवर करणार 
नाहींस £ २७ यवांब म्हणाला, देवाच्या जीविता'ची 
शपथ, तूं. बोलला नसतास तर. खान्नीनें. लोक. सकाळीं 


'निघून गेले..असते व. ते..आपल्या बांधवांच्या पाठीस 


लागळे नसते. २८ मग यवाबारने रणशिंग फुंकिलें तेव्हां 
सवे :- लोक - थांबले - व.. त्यानंतर त्यांनीं इख्याएलांचा 
पाठलाग केला नाहीं किंवा. त्यांच्याशीं लढाई केली नाहीं. 
२९ अबनेर व त्याचे लोक रातोरात अराबामधून कूच 
करून यार्देनेपलीकडे गेले, आणि सगळा बिश्नोन प्रदेश 
पायांखालीं घाढून महनाइमास .पोहंचले. ३० अबनेराचा 
पाठलाग. करण्याचें सोडून परत. आल्यावर.. यवाबार्ने 
सव लोक जमा केले, तेव्हां दाविदाच्या लोकांपैकी 
एकोणीस पुक्ष व. असाएल.. हे .: नाहींत असें. त्यास 
आढळून आटे; ३१ तेव्हां. .दाबिदाच्या लोकांनीं 
बन्यामिनी व अबनेराचे . लोक यांस असा मार. दिला 


कीं त्यांतळें तीनर्शे साठ पुरुष गतप्राण झाले; ३२ आणि 
त्यांची असाएठास उचळून... नेऊन... नेथल्द्देमांतील 
'त्याच्या बापाच्या 


थडग्यांत मूठमाती .दिली. मग 
यवाब., व त्याचे. लोक खत्रभर कूचं :करून उजाडतां 


| हेजरोनास पोहंचले. 
सरेना;. तेव्हां अबनेरानें“: आपल्या. भाल्याचा दांड्या !: 


<.. १. शौलाचें घराणें. व. दाविदाचें घराणें यांच्या- 
शै मध्ये फार दिवस युद्ध चाळू राहिलें; दावीद प्रबल 

होत गेला व शौलाचें घराणें निक होत गेलें 

२ हेजोन येथें दाविदास पुत्र. झाळे ते. हे: .इज्ञेलीण 
अहीनवाम हिच्यापासून त्यास अम्नोन झाला; ह्य त्याचा 


ज्येष्ट पुत्र; २. कमली नाबालाची स्री अबीगईल हिच्या- 


पासून: त्यास किलाब झाला, हा . त्याचा दुसरा. पुत्र; 
गशरचा राजा तलमय याची कन्या माका हिच्यापासून 
त्याठा- तिसरा पुत्र अबशालोम झाला; ४ हग्गीथीपासून. 
चौथा . पुत्र अदोनीया झाला; अबीटलेपासून पांचवा 
पुत्र शकाठ्या झाला; ५ आणि दावीदाची ख्री एग्ला 
हिच्यापासून सहावा पुत्र: .इध्राम. झाला. हेबरोन येथें 
दाविदास जें पुत्र झाले ते हे. 

६ शौल्चें धराणें व दाविदाचें घराणें यांमध्यें 


३३२ 


२ झसुवेरू 


अ० हेः६-२६ 





जो कलह माजला होता त्यांत शौलाच्या घराण्यास 
अषनेराचें पाठबळ होतें. ७. शयौलाची एक उपपत्नी 
होती; ती अम्र्याची कन्या. असून तिचे नांव रिस्पा 
असें होतें; इश-बोदेथानें अबनेरास विचारिटें, तूं 
माझ्या बापाच्या उपपत्नीपाशी कां गेलास ? ८ इेश- 


बोशेथाचे हे शब्द ऐकून अबनेराध कोघ आलाव तो 


त्यास म्हणाला, भी काय कुत्र्याचे .डोके आहें? मीं 
काय यहूदाच्या प्रक्षाचा- आहे ६. आज . तुझा :बाप 
जौ याचें घराणें आणि आप्तजन यांजवर मीं. दया 
करीत असुन तुला दाविदाच्या-' हाती लागूं दिलें. नाहीं, 
आणि तूं. आज ह्या - बायकोच्या * संबेधानें मला दोष 
देत आहेस काय? ९-१० मीः शोल्यच्या घराण्याकडून 
राज्य हिंसकावून घेहेन आणि दाबिदाची गादी दाना- 
पासून बैर-दोब्यापयेत इस्राएळ व॑ यहूदा यांजवर 


स्थापीन अशी आणभाक परमेश्वराने केली आहें 
तदनुसार ' मीं त्याशी वर्तनं केळे नाहीं तर देव अब- 


नेराचें .त्या मानानें, किंबहुना त्याहूनहि अधिक 'झासनं 
कॅरौ:. ११ त्याच्याने अबनेरास  कांहीएक जबाब 
: दवेववलां नाहीं, कारण' त्याचा त्याठा:थाक होता. 

१२ अबनेरानें आपल्या नांवाने दाविदाकंडे जासूंद 


पाठवून सांगितलें, हा देश कोणाचा बरें ? आणखी असेंहि 
सांगितळे की. आपण माझ्याशी सलोखा करा; सवे इसा- 


एलांचें मन आपणाकडे वळविण्याच्या कामी मी आपणाला 
हात देतों. १२ दाविदानें म्हटलें, बरें; मी तुजशीं सलोखा 


करितो; पण एक गोष्ट तुला केली पाहिजे, ती हीकीं. 


वू. मला भेटावयास “'येशींलः तेव्हां आपल्याबरोबर 


शौठाची कन्या मीखलः हिला: घेऊन येणार नोहींस तर : 


तुझी माझी भेट व्हावयाची नाहीं. १४ ' दाविदांनं 


शोलाचा पुत्र इेश-बोशेथ याजकडे जासूद पाठवून 


सांगितलें कीं माझी स्री मीखल जी मीं शांभर पलिष्ट्यां 
च्या अग्रत्वंचा देऊन घेतली तिला मजकडे पाठवून 
दे: १५ इंश-बोशेथानें लोक पाठवून तिचा नवरा 
लहैद्याचा पुत्र पांलटीयेल त्याच्यापासून तिला आणिलें. 
१६. तिचा नवरा तिच्याबरोबर गेला; तो बहूरीमा- 
पर्यंत तिच्यामामूत रडत गेला. तेव्हां अबनेर 





त्मास म्हणाला, परत जा; मग तो माघारा गेला. 

१७ मग अनबनेरानें इस्ाएलांच्या वडील जनांशी 
बोलणें लाविलें कीं दांविदार्नेः आपल्यावर राज्य करावें 
अक्षी तुमची ग्तकाळीं 'इच्छा होती, .१८ तर आतां 
ती पूर्ण करा;- कारण परमेश्वराने दाविदाविषयी म्हटलें 
आहे.. कीं माझा सेवक :दावीद. याच्याद्वारे मी आपले 
लोक  इस्राएह यांस पलिष्टयांच्या व त्यांच्या . सर्वे 
शाक्रच्या हातांतून सोडवीन. ..१९ मग . अबनेराने 
बन्यासिनी लोकांशीं कानगोष्ट केली; आणि इस्राएलास 
बन्यामिनी लोकांच्या ..सवे घराण्यास जें कांहीं इष्ट वाटलें 
तें दाविदाच्या कानावर :धालण्यास तो हेओोनास देखील 
गेला. २०. अबनेर वीसः पुरुषं बरोबर घेऊन हेजोनास 
दाविदांकडे ' आला. : तेव्हां दाविदानें अबनेरास ब 
त्याच्याबरोबरच्या लोकांस ' मेजवानी दिली. २१ अब- 
नेर 'दाबिदास म्हणाला, :भी.. आतां जातो. आणि सर्व 
इद्लाएल. ::लोकांस' "माझ्या स्त्रामीमहाराजापाशीं जमा 
करितों, म्हणजे ते. आपणाशी करार .करितील;. मग 
ज्यांवर राज्य कॅसचें अश्शी आपली इच्छा आहे त्या सर्वावर 


॥ आपण राज्य कराल. -दाविदानें अबनेराची रवानगी केली, 


व. तो सुखरूप निघून गेला. २२ इकडे: दाविदाचे 
लोक यवाबाबरोबरः ळटीच्या स्वारीवरून प्रत आले; 
त्यांनीं मोठी लूट आणिली; त्या समयी अबनेरं दाविदा- 

जयळं हेबोन येथें नव्हता; कारण त्यानें . त्यांस :निरोप 
दिल असून तो सुखरूप' निधून गेला. होता.. २३२ यंवाब 
व त्याच्याबरोबरचें सगळें सैन्य परत आलें तेव्हां 
यवाबांस' लोकांनीं. सांगितर्के 'कींनेरांचां पुत्र. अबनेर 
राजाकडे आला. होता; त्यांची त्यानें रवानगी केली- व 
तो. सुखरूप निघून गेला आहे. २४ यवाषब राजाजवळ 
जाऊन म्हणाला, आपण हें काय केलें ९ अबनेर आपणाजवळ 
आला होता त्याची आपण कां रवानगी केली १ .तो हातचा 
पार निघून गेलां. २५ नेराचा पुत्र. अबनेर यास 
आपण ओळखीत असालच; तो आपणास फसवावयास आणि 
आपली हाल्चाल व आपलें एकंदर करणेंसवरणें यांचा भेद 
घेण्यास आलां होता. २६: यवारचे. ... दांविदापासून 
निघून गेल्यावर त्यास नकळत. यंवोबाने' अबनेराकडे 


२३२ 


22 


अ० ३५२६-७८ 


*२ शमुवेल 





जासूद पाठविले; आणि त्यांनीं त्यास सिरा नांवाच्या 
विहिरीपासून परत. आणिलें. २७ अनबनेर. हेब्रोनास 
परत आला तेव्हां त्याशी. एकांती बोलण्यासाठी म्हणून 
यवाब त्यास वेशीच्या. आंत घेऊन: गेला; तेर्थे. आपला 
भाऊ असाएल याच्या रुकपाताचा सूड उगविण्यासाठीं 
त्यानें अबनेराच्या पोटावर असा .वार केला की तो 


प्राणास. मुकला. :२८ पुढें दाविदाच्या कानावर ही गोष्ट 


गेली तेव्हां तो म्हणाला, नेराचा पुत्र. अबनेरे: याच्या 
खुनासंबंधानें मी व माझें . राज्य परमेश्वराच्या दृष्टीनें 
सदा निर्दोषच असणार. २९ 'तो दोष यवाबाच्या व 
त्याच्या सगळ्या पित्‌कुळाच्या . मार्थी येवो; आणि 
यवाबाच्या वंद्यांत खावी, महारोगी, . काठी: टेकीत 
चालणारा, तरवारीने पडणारा 'किंवा. अन्नात्र. करणारा 
असा कोणी ना कोणी असल्यावांचून . राहणार नाहीं. 


३० यवाब व त्याचा भाऊ--अबीरशय. ग्रांनीं : अंबनेराचा 
वध केला; कारण त्याने त्यांचा::<माऊ:: असाएल यास 


गिबोनःच्या लढाईत मारिले होतें 
न ३१ - मग. दावीद यवाबास .. १ 'आपल्याबरोबस्च्या 
. सवे लोकांस म्हणाला, आपलीं वसते फाडा आणि : गोण- 
ताट : नेसून अबनेरापुढें शोक 'करीत्त चाला, दावौद 
राजा स्वतः त्याच्या.- तिरडीमागे चाळला. . ३२ त्यानें 
हेब्रोनः अबनेरास . मूठमाती ..दिली; अंबनेराच्या 
- कबरेपाशीं:>रांजा' हेल. * काहून. रडला; सर्व: लोकहि 
' रडले. .. २२... दाविदार्ने : अबनेससाठीं विल्ाप:-. करून 
हॅ.मीत म्हटलें क्यो 
मूढाप्रमाणे अबनेरास मृत्यु आज्ञ व्हावा: काय़ ८ 
२३४ तुझे हस्त:बद्ध केले नव्हते. 
तुझ्या पायांत :ेड्या घांतल्या 'नव्हत्या 
अ्धर्म्यांपुढे जसा कोणी पतन. पावतो 
तसा. तूं :पतनः- पावलास. - 
हे. ऐकून सवे . लोक - त्यांच्यासाठी पुनः रह लागलें 
३५ दिवसः अजून थोडा : उरला: होता, तेव्हां सवे लोक 
दाविदानें. अन्न खावे म्हाणून त्यांस आग्रह करण्यास 
आले; पणं. दावीद. शपथ . घेऊन म्हणाला, सूर्यास्तापूर्वी 
मीं. जर. भाकरे किंबा कांहीं खाळें तर देव मला तसेंच, 





किंबहुना त्याहूनहदि अधिक झासन करो. ३६ सवे 
लोकांच्या हे लक्षांत आलें व त्यांस पसंत वाटलें; 
राजा जें जें करी तें तें सर्व लोऊांच्या मनास येई. 
३७. यावरून सवे. लोकांच्या व सवे इस्लाएल लोकांच्या 
लक्षांत आळे कीं नेराचा पुत्र अबनेर . आचा वध 
राजाकडून झाला. नाहीं. ३८ राजा . आपल्या सेवकांस 
म्हणाला, आजे इस्राएलांतळा एक सरदार, एक मोठा 
पुरुष पडला, हें: तुम्हांल कळत. नाहीं कांय३ ३९ मी 
एवढा अभिषिक्त राजा आहें तरी आज निर्बल आहे व 
हे सरूवेचे पुत्र मळा फार भारी आहेत; पण परमेश्वर 
दुष्कर्म करणाऱ्यांस त्यांच्या दुष्कर्मानुसार पारिपत्य करो. 
,१ अवभेर हेब्रोन येथें मारला गेला हें 
र शौलाच्या: पुत्राने ऐकले तेव्हां त्याचे हात दुर्बळ 
झाले व सवे इल्लाएह लोक घाबरे झाले. 
२. शोलाच्या पुत्राजवळ दोघे पुरुष सेनानायक होते; 
एकाचे --नांव बाना व दुसर्‍याचे नांव रेखाब; हे 
बन्यामिनी वंशांतला रिम्मोन बैरोथकर' याचे पुत्र. बेरोथ 
हे 'नगरहि बबन्यामिन्याच्या प्रांतांत. मोडत आहे. 
३ बैरोथकर गित्तइमास पळून गेले व आजपर्यंत तेथें 
उपरी. म्हणून राहिळे आहेत. 

४ झोलाचाः पुत्र .योनाथान. याचा, एक पुत्र होता, तो 
पायाने:.लंगडा. होता. इजेल - येथून शोळ व. योनाथान 
यांच्याविषयींचें -चर्तमान...आळें तेव्हां तो. पांच वर्षांचा 
होता; . त्या.. वेळीं त्याची दाई "त्याला घेऊन पळाली; 
त्ती घाईने पळवत, असतां तो खालीं. पडून लंगडा 
झाला; त्याचें-नांव मफीबोजेथ असें होतें... 

५ दुपारी उनाच्या वेळीं. हेरा-बोशेथ आराम करीत 
असतां . रिम्मोन बैरोथकर- याचे .पुत्र रेखाक व बाना 
हे. त्याच्या घरांत घुसले. ६ गहूं आणण्याच्या मिषाने 
घरांत शिरून त्यांनीं . त्याच्या पोटावर वार - केला; मग 
रेखाब व त्याचा भाऊ ब्रांना हे निसटून गेले. ७» ते 
घरांत शिरे तेव्हां तो आपल्या शुस्याग्रहांत पलंगावर 
निजला होता; तेथें त्यांनी त्याजवर. प्रहार करून त्याचा 
वध केला व त्याचें दिर कापून घेऊन ते रातोरात 
अराबाच्या वाटेने गेले. ८ त्यांनीं इश-बोशेथाचे शिर 


_ रेरेड 


२ शसुवेल , अ० ४४८-५१८ 


हेत्रोनांत दाविदाकडे आणिलें; ते. राजास म्हणाले, । आणि तेहतीस वर्षे यरकलेमांत संबे. इस्ाएळ ब यहूदा 
पाहा, आपला शत्रु व आपला प्राण घेऊं पाहणारा | यांच्यावर राज्य केलें: :६ राजानें आपले. लोक असोेबर 
शौलाचा पुत्र इेश-बोहेथ याचें हें विर आहे; आज | घेऊन यरूालेम येथें. त्या देशचे . रहिवासी ....बबूसी 
परमेश्वराने माझ्या स्वामीमहाराजाप्रीत्य्थ शोल व . यांच्यावर स्वारी . केली. ते म्हणाले, तुला . येथें.: येणें 
त्याचा वंदा यांचा सूड उगविला आहे. ९ दाविदानें | साधावयाचें :- नाहीं; येथले अंधळेपांगळे , तुला. हाकून 
बेरोथकर रिम्मोन याचे पुत्र रेखाब व. त्याचा भाऊ | लावितील; त्यांचा भावार्थ असा होता कीं दाबिदाळा 
बाना यांस उत्तर दिळें कीं ज्या परमेश्वराने सर्व | येर्थे येणें साघावयाचें नाहीं. ७ तरी दाविदानें. सीयोन 
संकटांतून माझ! जीव वांचविला त्याच्या जीविताची । गड: घेतला; हेंच तें. दावीदपूर. ८ त्या दिवशीं दावीद 
शपथ, १० आपण वांगे वर्तमान आणिलें आहे । म्हणाला, जो कोणी यबूऱ्यांस मारील त्यानें नळाजवळून 
अश्या समजुतीने एकाने मला शौलाच्या मरणाची बातमी.। जाऊन दाविदाच्या जिवाचा द्वेष करणाऱ्या त्या लंगड्या 
'दिली; तेव्हां मीं सिकूलाग येथे त्यास धरून वघिलें; | व. . अंधळ्या लोकांचा संहार . करावा; यावरून 
बातमी आणिल्याचें हे बक्षीस मीं त्यास दिले.: ..अश्ी, म्हण पडली आहे कीं येथें अंधळे व लंगडे 
११, तर आतां दुष्ट मनुंष्यांनी एका निर्दोष मनुष्याचा | आहेत, 'धरांत कोणाचा प्रवेश व्हावयाचा नाहीं. 
त्याच्या. घरांत त्याच्या. पलंख्वर वध केला आहे; | ९ दावीद. त्या गडावर राहूं लागला; त्यास दावीदपूर हें 
त्याच्या खुनाचा मोबदला घेण्यासाठीं तुम्हांस.या भूतला- | नांव पडलें. दाविदाने मिह्लो. बुरुजापासून . : आंतल्या 
वरून नष्ट करावें हे : किती तरी विशेष. आवश्यक | बाजूस सभोवार तटबंदी. केली. १० दाविदाचा उत्तरो- 
आहे; नाहीं काय १ १२ दाविदानें आपल्या तरुण | त्तर . उत्कषे : होत गेला, कारण सेनाधीश देव. परमेश्वर 
छोकांस आज्ञा केल्यावरून त्यांनीं त्यांचा वर्ध॑ केला  त्यात्च्याबरोबर असे. .... .. 
आणि त्यांचे हातपाय तोहून त्यांस हेबोनाच्या | ११ सोरेचा राजा हाराम यानें दाविदाकडे जासूद 
तळ्य़ापाशीं टांगिलें.  इंश-बोदेथाचें शिर . नेऊन । पाठविले; त्यानें आणखी गंधसरूचें लाकूड, सुतार व 
हेबोनांत अबनेराच्या कबरेंत पुरिलें. * | गवंडी पाठक्लि; त्यांनीं . दाविदासाठीं मंदिर आंधिलें. 
१ मग इस्राएलाचे सवे वंश हेबोनांत दाविदा- | १२. परमेश्वराने इस्चाएलावरील आपलें - राज्य स्थिर 
वर्‌ कडे येऊन म्हणाले, पाह्य, आम्ही तुह्या केलें. आहे. आणि -. आपल्या इसाएली  प्रजेप्रीत्यर्थ 
“ हाडामांसाचे आहों. २ गतकालीं शौळ आम्हांवर | -आप्रल्या राज्याची. उन्नति. केली आहे. हे दाबरिदाच्या 
राजा असतां इस्ााएठ. लोकांची नेआण करणारे | घ्यानांत आलें. * 
पुढारी आपणच होतां; .आणि परमेश्वर आपणाला म्हणाला. | ....१ ३. मग.....दावीद,:- हेत्लोनाहून आल्य : तेव्हां- त्यानें 
होता कॉ. माझी प्रजा इखाएल *हिचा'-्ॅटपफाळ व. -कैदलिसांतून “कही ' उपपत्नी व..पत्नी: आणखी केल्या; 
अधिपंति तूंच होशींठ. ३ या. प्रकारे इखालाचे : सवे | दानिदास- आणिशी पुत्र व. कन्या झाल्या, : १४ अभ्श 
वडील जन हेब्रोनांत॑ राजाकडे 'आले, आणि दावीद | लेमांत त्यास पुत्र झाले त्यांचीं नांवें हीं : शम्सुवा, शोबाब, 
राजाने त्यांच्याशीं हेञरोनांत.. : परमेश्वरासमोर करार | नाथान, शलमोन, “१५ इभार, अलीदावा, नेफ़ेग, 
केला, आणि त्यांनीं. दाबिदाला :अभिंषेक करून इस्ला- | याफीय, १६ अलीशामा, एल्यादा वजअलळीफरेट;> .. -:- 
शुलावर राजा नेमिले. | - १७ दाविदाला- अंमिषेक' करून इल्लाएलाच्: राजा 
“ ४ दावीद राज्य करू लागला तेव्हां तो तीस | केळें आहे. हे ऐकून सने ' परलिष्टी उदाविदाच्यां शोधास 
वर्षांचा होता; त्य़ाने चाळीस वर्षे राज्य केलें. | निघाळे; हे कानीं: येतांच- दावीद खालीं आपल्या गढीत 
१५ साडेसात वर्षे त्यानें हेत्रोनांत बहूदावर राज्य केलें । गेला. १८ पलिष्टी येऊन रेफाईम खोऱ्यांत पसरले. 
३३५ 


भर ५४१९-६९:१९ 


_ ९ दाविदाने परमेश्वरास प्रश्न केला, मी पलिष्ट्यांवर 
चढाई करूं काय तूं त्यांस माझ्या 'हातीं देशील काय: 
परमेश्वराने दाविदास म्हटळें, चढाई कर; मी खात्रीनें 
पलिष्ट्यांस तुझ्या हातीं देतों. २० मग दावीद बाल-परा- 
सीम येथें आला; तेथे दाविदारने त्यांचा संहार केला; तो 
म्हणाला, परमेश्वर माझ्यापुढे चाळून पाण्याच्या 
ठोंढ्याप्रमाणें माझ्या शत्रूंवर तुटून पढला; यावरून 
त्या ठिकाणाचें नांव बाल-परासीम ( तुटून पडण्याचे 
ठिकाण ) असें पडलें. २१ पलिष्टी तेथें आपल्या मूर्ति 
टाकून गेले; त्या दाविदानें व त्याच्या लोकांनीं नेल्या. 
२२ मग पुनरपि पलिष्टी चढाई करून येऊन 
रेफाडेम खोऱ्यांत फ्सरळे. २३ मग दाविदार्ने 
परमेश्वरास प्रश्न केला असतां त्यानें सांगितलें, त्यांजशीं 
सामना करूं. नको; तर वळसा घेऊन त्यांच्या पिछाडीस 
आा आणि तुतीच्या झाडासंमोरून त्यांच्यावर छापा घाल. 
२४ तुतीच्या झाडांच्या शेंब्यांमधून सेना कूच: करीत 
आहे असा आवाज तुझ्या कानी पडतांच उठावणी 
कर, कारण परमेश्वर पलिष्ट्यांच्या सेनेचा संहार 
करण्यासाठीं तुझ्यापुढे गेला आहे. असें समज. 
२५ परमेश्वराच्या आश्ञिप्रमाणें दाविदाने केळे आणि 
गेबापासून गेजेरापर्यंत तो पलिष्ट्यांस मार देत गेला. 

१ नुंतर दाविदाने पुनः. एकदा इख्राएलांतळे 
द्‌ तीस हजार निवडक पुरुंष जमा केळे. २ यहूदांतील 
आपल्याजेंवळच्या सगळ्या लोकांस घेऊन गेला; करूबा- 
रूढ असलेला सेनाधीश परमेश्वर याच्या नामाचा हा कोश. 
३ त्यांनीं देवाचा कोश एका नव्या ग्राडींत ठेवून टेकही- 
वरील अथीनादाबाच्या घरांतून बाहिर काढिला; अयीना- 
दाबाचे पुत्र उजा व अह्यो हे दोघे ती नवी गाडी हाकीत 
होते. ४ त्यांनीं देवाच्या कोशासहित ती गाडी टेकडी- 
वरील अबीनादांबाच्या घरांतून बाहेर काढिली; अह्यो हा 
कोशापुढे॑ चालत होता. ५ दावीद व इस्लाएल घराण्याचे 
सवे लोक देवदारूच्या लाकडाची नानाविध वादे आणि 
वीणा, सारेंगी, डफ, डमरू व झांजा परमेश्वरापुढे 
चाजवीत चालले. ६ नालोनाच्या खळ्यापाशीं ते आढे 





२ शमुवेल 
तेव्हां बैलाने ठोकर खाल्ली म्हणून उज्जानें देवाचा कोश 


हात लांब. करून धरिला. ७ तेव्हां परमेश्वराचा कोप 
उज्जावर भडकला; त्याच्या ह्या चुकीमुळें परमेश्वराने त्यास 
ताडन केळें व तो तेथल्या तेथें देवाच्या कोशापाशीं 
गतप्राण झाला. ८ परमेश्वराने उज्जाला तडाका दिला 
म्हणून दावीद फार खिन्न झाला. त्यानें त्या ठिकाणचे 
नांव पेरेस-उ्बा ( उज्जाइनन ) ठेविलें; तें नांव आजवर 
चालत आहे. ९ त्या दिवशीं दाविदास परमेश्वराचा 
धाक वाटून तो म्हणाला, देवाचा कोश माझ्या घरीं 
कसा आणावा? १० दावीद परमेश्वराचा कोश दावीद- 
पुरांत घेऊन जाण्यास कबूल होईना; त्यानें तो 


“ओबेद-अदोम गित्ती याच्या धरी एका बाजूस नेऊन 


ठेंबिला. ११ परमेश्वराचा कोश ओबेद-अदोम गित्ती 
याच्या धरीं तीन महिने राहिला; आणि परमेश्वराने 
ओबेद-अदोम व त्याचें सर्वे घराणें यांस बरकत दिली. 
१२ परमेश्वराने ओबेद-अदोम यांच्या घराण्यास व 
त्याच्या -सर्वस्वास बरकत दिली असें दावीद राजास कोणीं 
सांगितलें; तेव्हां दाविदानें जाऊन देवाचा कोश ओबेद- 
अदोमाच्या घरून दाविदपुरास मोठ्या आनंदाने 
आणिला. १३ परमेश्वराचा कोश॒& उचलणारे सहा 
पावळें चाळून गेले तेव्हां दाविदानें एक वैल व एक 
पुट गोऱ्हा यांचा यज्ञ केल.. १४ दावीद सणाचे एफोद 
कभरेस वेष्टन परमेश्वरासमोर आवेशाने गृत्य करीत 
चालला. १५ दाविदार्ने व सव इस्राएल लोकांनीं परमे- 
श्वरांचा कोद॒ जयजयकार करीत व शिंगे फुंकीत वर 


-आणिला. १६ परमेश्वराचा. कोश दावीदपुरांत येत 


असतां' झैलाची. कन्या मीखल हिने खिढकींतून डोकावून 
दावीद राजा परमेश्वरापुढे नाचतवागडत आहे हें पाहिलें, 
तेव्हां तिच्या मनाठा त्याचा वीट आता. १ ७. लोक 
प्रमेशरत्वा . कोश. नगरांत घेऊन' आळे व त्याच्या 
स्थानी म्हण्जे जो तंबू दाविदार्ने त्याच्यासाठी उभा केला 
होता त्यांत तो ठेविला; तेव्हां दाविदाले: परमेश्वरास 
होमबलि व॒ झांत्यपर्णे आर्पिली. १८ होमबलि व 
शांत्यपेणें केल्यावर दाविदार्ने सेनाचीह परमेश्वर याच्या 
नामाने लोकांस आझीवोद दिला. १५९ मग त्यानें सये 


३३६ 


अ० ८५१५९-५७४१९ 








स्पेन पयन एक. एक भाकर, मांसाचा एक एक तुकडा; । करीत- असें त्यांस, तुंम्ही मजसाठीं. गंधसरूचें. मंदिर काँ 
ब्िसमिसांची एक एक ढेप अशीं वांटून दिलीं. मग । बांधिले नाहीं असा एक शब्द तरी, मी कधीं बोललो. 
सर्वे लोक घरोधर गेले. २० आपल्या घराण्यांतील । आहे. काय? ८ तर आतां माझा सेवक दावीद . यास. 
लोकांस आशीर्वाद द्यावयासाठीं . दावीद. परत आला. । सांग, सेनाधीश. परमेश्वर म्हणतो, तूं माझ्या. प्रेत, 
तेव्हां ज्ञौलाची कन्या मीखल दाविदास भेटावयास. | इक्लाएलाचा अधिपति व्हावे. म्हणून मीं :्वुला 
_ बाहेर. आली व त्यास म्हणू लागली, एकादा हलकट !। मेंढवाड्यांतून.. मेंढरांच्या मार्गे. फिरत : असतां आणिलें, 


मलुध्य उघडाबोडका. होतो तसें. आज इस्राएलाच्या 


महाराजांनीं: आपे दास व दासी यांच्यासमोर आपलें 
शरीर उघडे. केलें, तेव्हां इल्लाएलाचे महाराज आज किती- 
वैभवशाली दिसले! . २१ दावीद मिखलेस . म्हणाला, 
ज्या परमेश्वराने तुझा बाप व त्याचें से घराणें यांच्या-.: 


ऐबजीं मला निवहून -आपली प्रजा इल्लाएल हिच्यावर. 
अधिपति नेमिले त्या.: परमेश्वरासमोर मी. नाचलो; 


आणि परमेश्वरासमोर. मी. नाचणारच. . २२ मी. याहूनहि. 


वुच्छ बनेन; मी स्वतांच्या दृष्टीने हीन होईन; पण ज्य़ांस 
तू दासी म्हणतेस त्या माझा आदरगौरव करितील, 
२३ शौलाची कन्या . मीखळ हिला मरेपर्यंत कांहीं 
अपत्य झालें नाहीं. । 

- १ राजा. आपल्या . मंदिरांत राहू. लागला, 
९७ आणि परमेश्वराने त्यास. त्याच्या चोर्होकडल्य़ा 
,:..झर्त्रूपासून विसावा दिला, २ तेव्हां राजा नाथान 
नामक संदेष्ट्यास म्हणाला, पाहा, मी गंधसरूच्या मंदिरांत 
राहत. आहे, पण, देवाचा कोश कनाथीच्या आंत राहत 
आहे. , ३ नाथान राजास म्हणाला, . तुझ्या मनांत. जें 


कांहीं असेल तें कर. -कारण परमेश्वर: तुझ्याबरोबर आहे.. 


४ त्याच रात्रीं परमेश्वराचे वचन नाथानाला प्राप्त झालें, 
तें असें: ५ जा. माझा सेवक दावीद. यास सांग, 
परमेश्वर म्हणतो, ते. माझ्या निवासासाठी मंदिर 
बांधणार . काय £ ६ मीं इद्माएह लोकांस. मिसर 
देशांतून बाहेर काढिले त्या दिवसापासून आज 
दिवसपर्यंत माझा . निवास कधीं मंदिरांत. झाठा नाही; 
डेर्‍्यांतूत व. मंढपांतूत मी भ्रमण करीत आहें. 
७ मी इल्लाएल लोकांसह. जिकडेजिकडे . भ्रमण करीत 
फिरलो तिकडेतिकडे ज्या कोणा . इद्लाएल वंशांला 

र्र 





९ जिकडे तूं गेलास. तिकडे. मी. तुझ्याबरोबर. राहिलो, 
आणि तुझ्या सर्वे तूंचा तुजपुहून उच्छेद केला; 
पृथ्वीवर जे पुरुष आजपर्यंत झाले आहेत त्यांच्या 
नांवाप्रमाणें. तुझें नांव मी थोर करीत. १० मी. आपल्या. 
इल्लाएल.. लोकांसाठी. एक स्थान नेमून देईन; मी तेथे 
' त्यांस .रुजवीन म्हणजे ते आपल्या स्थानीं वस्ती करून 
राहतील : व. ते. तेथून पुढें. कधीं ढळणार नाहींत. 
११ इस्लाएल लोकांवर भीं शास्ते नेमिले होते. त्यांच्या. 
काळापासून जसे दुर्जन त्यांस त्रस्त करीत होते तसे ते 
यापुढें करणार : नाहींत; तुला मों. शत्रूंपासून विसावा 
दिला आहे. परमेश्वर तुला म्हणत आहे. कीं मी तुझे 
घराणें कायमचें स्थापीन. १२ तुझे दिवस-.पुरे झाले. 
आणि तूं. जाऊन. आपल्या पितरांबरोबर निञजलास म्हणजे: 
तुक्या पोटच्या वंशजास तुझ्यामागून स्थापून त्याचें. 
राज्य स्थिर करीन. १३ तो माझ्या नामाप्रीत्यर्थ मंदिर 
बांधील; मी त्याचें सजासन. कायमचे  स्थापीन. 
१४ मी त्याचा पिता होईन व तो माझा पुत्र होईल; 
त्याने... अधर्म केल्यास, मनुष्य जशी दंडानें व मानवपुत्र 
जशी. फटक्यांनीं. शिक्षा. करितात तशी. मी. त्यास. शिक्षा 
करीन; १५-:पण . तुझ्यापुढून.... घालवून-:. दिलेल्या 
शौलावरची कृपादृष्टि मीं दूर केली तशी त्याच्यावरची 
माझी कृपादृष्टि दुर होणार नाहीं. १६ तुझें घराणें व 
मुझे राज्य, हीं. दुजपुढें अढळ राहतील; तुझी.:-यादी 

ची . स्थपपीत. होईल, १७ हीं सर्वे बचनें च दशेने. 
जशांचीं त्री नाथानाने दाविद्यस-कळक्लिं. . ... : 

१८ मग दावीद राजा आंत: जाऊन परमेश्वरासमोर . 
बसून म्हणाला, हे प्रमो देवा, मी कोण व माझे . घराणे 
तें काय कीं तू मला येथवर आणावे £ १९ हे 


३३७. 


अ० ७१५-८:१७ 


२ झसुवेल 





प्रमो परमेश्वरा, तुझ्या दृष्टीनें ही केवळ लहान 'गोष्ट आहे; 
तू. आपल्या. सेवकांच्या घराण्यासंर्बेधाने पुढील बर्‍यांचे 
काळाचें सांगून ठेविळें आहे; प्रभो परमेश्वरा, हें सर्वे 
तू॑ मानवी व्यबहारासारखें केळें आहे. २० दावीद 
तुजपुढें आणखी काय बोलणार ? प्रभो परमेश्वरा, तूं 
आपल्या सेवकास ओळखितोस. २१. तूं आपल्या 
कृत्य करून ते आपल्या सेवकाच्या निर्दशनास आणून 
दिळें आहे; २२ यास्तव हे प्रभो परमेश्वरा, तूं थोर 
आहेसं; जें कोंदीं आम्हीं ' आमच्या कानांनी आजवर 
ऐकळें आहे त्यावरूनं पाहतां तुव्र्‍्यासमान कोणी नाही; 
तुझ्याशिवाय अन्य : देव “नाहीं. . २२ तुझ्या इखाएलेः 
प्रजेसमानं भूतलावर दुसरें कोणतें तरी राष्ट््‌ आहे काय १ 
आपली प्रजा करून घेण्यांसाठीं इस्लाएलास सोडविण्यास 
तूं. गेलास, आपलें नांव केलें, त्यांच्यासाठी - मंहत्कत्यें 
केलीं, आंपल्याः लोकांस मिसरं देशांतून इतर राष्ट्राच्या 
वं. देवांच्या हातांतून सोडवून घेतलें आणि त्यांच्या- 
देखत आपल्या. देशासाठी . भयानक ' कृत्ये केली; 
अँसें करावयास कोणत्या" राष्ट्राचा देव गेला होता? 
२४ --इ्लांएलः लोकांनीं तुझी निरंतरची प्रजा. व्हावें 
म्हणून त. त्यांची स्थापना केली; हे परमेश्वरा, तु. 
त्यांचा देव झालास. . २५ तर आतां, हे प्रभो परमेश्वरा 
आपलां सेवक व त्याचें “बरांणें यांविषयी जें वचन तूं 
दिळें तें कायमचे सिद्धीस ने आणि आपल्या म्हणण्या 
प्रमाणें कर. २६ सेनाधीझ परमेश्वर इख्वाएलावर सत्ताधीश 
आहि असे म्हणून लोकांनीं तुझ्या नामाचा निरंतर 
मंहिमा 'वाढवावो - आणि तुझा सेवक दावीद याचें घराणें 
तुजसंमोरं “स्थापीत व्हार्वे. २७” कोर. हे सेनांधीश 
परमेश्वरा! द्वे इस्राएलाच्या देवा, तू. माझे काने उघहून 


सांगितळें-कौं मी तुझें घराणें  स्थापीन; म्हणून ही. 


विनंति तुला करावयाची हिम्मत तुझ्या सेवकास आली. 
२८ आतां हे प्रभो परमेश्वरा, तूंच देव आहेस व तुझी 
वचनें संत्य आहेंत; : आणि तूं आपल्या सेवकाचे अशा 


. अक्रारें बरें. करण्याविषयी वचन दिलें आहे; २९ तंर !: 


आतां प्रसन्न होऊन आपल्या सेवकाच्या घराण्यास 


अक्षी बरकंत दे कीं तें तुझ्या दृष्टीसमोर निरंतर कार्यम - 
राहील; कारण हे प्रभो परमेश्वरा, तुच हें म्हटलें आहे; 
तुक्या सेवकाच्या राण्यांचे तुझ्या आशीर्वादाने 
सदा अभीष्ट होवो. 
१ यानंतर दाविदारने पलिष्ट्यांस मार देऊन 
€ अंकित केलें आणि त्यांच्या मातूनगराची सत्ता त्यांचे 
"हातून काहून घेतली. २ म त्यानें मंवाबास भार 
दिला; त्यॉस जमिनीवर निजवून दोरीने मापिळें आणि 
जे दोन दोऱ्या भरले त्यांस ठार मारिळे, व जे एक 


दोरी भरळे त्यांस सोडून दिलें. मवाबी दाविदाचे अंकित 


होऊन त्यास करभार देऊं लागले. ३ सोबाचा राजा 
रहोबंपुत्र हृददेजर हा महानदाजवळ आपली सत्ता 


'पुनः स्थापीत करू पाहत होता त्यांचा दाविदानें 


मोड केला. ४ दाविदार्ने एक हजार सातंर्दो स्वार आणि 


-वीस :हजार पायदळ हीं त्याजपासून हस्तगत केली; 


रथांच्या सवे घोड्यांच्या शिरा दाविदाने तोडिल्या, भात्र 
त्यांतून शंभर घोडे राखून ठेविले. ५ दिमिष्क येथील 
अरामी लोक सोबाचा राजा हददेजर याची कुमक 
करावयास आले तेव्हां दाविदानें त्यांतल्या बावीस हजार 


: लोकांचा संहार केला. ६. मग दाविदानें दिमिष्काच्या 


आसमंतांतील अराम प्रांतांत ठाणीं बसविली; अरामी 
दाविदाचे  अकित होऊन त्यास करभार देऊं लोंगले 
जिकडेजिकडें दावीद जाई तिकडेतिकंडे परमेश्वर 
त्यास यश देई.” ७ हृद्देजर राजाच्या सेवेकांजवॅळ 
सोन्याच्या ढाली . होत्या त्या दाबिदाने घेऊन 
यरंठालेमास आणिल्यां. हदृैदेजर याचीं बेटा व 
बेरोथा हीं नगरे होती, तेथून दावीद राजाने पुष्कळ 
पितळ आणिलें. २. दाविदानें हैददेजराची सारी सेनां 
मारिली हें हमांथाचा राजा तोड याच्या कानावर गेलें 


:१० दाविदाने हददेजराशीं युद्ध करून त्याचा मोड 


केला होता म्हणून तोई राजानें दांवींद “ राजाचें 
क्षेमकुशळ विचारण्यास व त्याचें अभिर्नंदून करण्यास 
आपला पुत्र योराम याला त्याजकंडे पाठविलें; कारण 
हददेजर व तोड याच्या लढाया होत असत. योरामानें 
आपल्याबरोबर चांदीची, सोन्याची व पितळेची पात्रें 


श्ग्ट 


भे 





ड्ॅ नड गन 
ह 


अदोमी लोक दाविदाचे अंकित झाले. 
गेला तेथें परमेश्वराने त्यास यश दिलें. 
१५ . दाविदानें सवे इस्लाएलावर केलें; 
तो आपल्या. सव प्रजेशीं न्यायाने व॑थर्माने वर्ते. 
१६ त्याचा मुख्य सेनापति सरूनेचा पुत्र यबाब हा 


आणि अब्याथाराचा पुत्र अहीमळेख हे. याजक होते, 
. आणि सराया हा विटणबीस होता; १८ करेथी वष 
पछेथी : गांच्यावर यहोगादाचा- पुत्र बनाया हा होता; 
' दाबिदाचे पुत्र मंत्री होते. 
१ योनाथानाकरितां ज्यावर आपण दया करावी 
आहे. काम: अक्षी चौकशी दाविदानें केली. 
२ झौलाच्या घराण्याचा. सीवा : नामक एक सेवक होता, 
त्यास दाबिदाकडे बोलावून आणिलें; राजाने त्यास | 
विचारिलें, च, सीबा आहेस काय ( त्यानें म्हटलें, मीच तो. 


मिच 


देतो. १० 


प्रमाणे. दाबिदाच्या पंक्तीस नित्य भोजन करीत असे. 
१२ मफीबोहोथास मीला नांवाया एक : लहान पुत्र 
होता. सीबाच्या घरी राहणारे सर्व जण मफीबोश्षेथाचे 
चाकर: होते. १२ . मफीबोशेथ . गरदलेमांत राहिला; 
कारथ तो. राजाच्या पंक्तीस नित्य भोजन करीत असे; 


-हो दोन्ही पायांनी लंगडा होता. र 


| 


आपला-वौस. र सजमनेत्यासंपिचारिळे ज्यावर देंषाभीत्यर्थ| . - अम्मोनी लोकांचा राजा मृत्यु 
मॉ अया करवी असा. कोणी. शोलांच्या. घराण्यात अजून | (3 8 पावला व त्याच्या. गादीवर त्याचा पुत्र हानून- 
आहे. कायई. सीबा राजास म्हणाछा,- योनांथानाचा एक बसला. २ तेव्हां दाषिदाने मनांत आणिले कॉ 
पुत्र अजून आहें, तो. पॉ्थानी. लंगडा आहे. ४ राजानें । हालुनाचा बाप नाहाश यानें आपल्यावर दया केशी तझीच 
त्यासं किबारिलें, तो.कोठें आहे  सीबानें राजास म्हटलें, | आपण त्माच्या. पुत्रावर दगा करावी; म्हणून दाबिदानें, 
पाहा; तो लोऱ्द्यार येथें माखीर बिन. अम्मीएल- त्याच्या बापाच्या मत्यूबहळ त्याचे समाधान करावयास 
यांच्या घरी असतो. ५. तेव्हा दाधीद राजानें माणूस | आपल्या सेवकांच्या हातीं त्यास सांत्वनाचा निरोप 
पाठवून : त्यास लो-दबाराहून माखीर: बिन अम्मीएल | पाठनिला..:मय. दाविदाचे : सेवक अम्मोनी लोकांच्या 

। ३२९ 


भृ 


खअ० १०५३-११५४ 


२ इस्ुचेल 





आपलो स्वामी हानून यास म्हणाले: कीं दाविदानें आपलें 
समाधान करण्यास लोक प्राठविले आहेत ते आपल्या 
बापाविषयींची . आदरबुद्धि दर्शविण्याकरितां 


च्‌ टेहळणी करून त्याचा 'विष्वंस करावा म्हणून दाविदानें 
आपले चाकर फठविळे- आहेत, . नाहीं काय? ४ तेव्हां 
हाजुनार्ने .दाबिदाच्या सेवकांस पकडिलें व ; त्यांची: 
अर्धाअर्धा दाढी. काढवून व त्यांची वल्लें मधोमध. 
कुल्र्‍थापर्यंत कापून - टाकून त्यांस. लावून दिलें. ७: हे 
वतैमान ऐकून दाविदार्ने त्यांची वाटेंत 'गांठ “श्रेण्या 
मनुष्य. पाठविले; “कारण त्यांस मोठी -लाज वाटठः होती 
राजाने त्यांस. सांगून . पाठविर्ळे.. कीं तुमची *दाढी. 
वाढेपर्यंत * तुम्ही , यरीहो येथे. राहा, मग इकडे या: 
६. दाविदाळा “आपली किळस आली. आहे असें. अम्मोनी 
लोकांनीं पाहिलें तेव्हां. त्यांनीं -बेथ-रहोब. येथले अशामी 
व सोबा'.येंथळे. अरामी मिळून ..वीसं- हजार पायदळ; 
माका. राजाचे एक इजार. शिपाई. व: तोबावे बारा 
हजार :शिपाईे: :मोल :- देकन बोलाबिले.: ७ हे. ऐकून 
दानिदाने :यनाबास 'सोष्यांच्मा सवे सैन्यासह - पाठविलें, 
८ “लेव्हां अम्सोनी :लोक्रांनी:. बाहेर: पकडून वेसीनजीक 
व्यूह. रचिछ्या; 'इकडे सोबा व. रहोब;: येचे: असेमी 
आणि तोश्र:-ब माका यांचे शिफडे हे निराळ्या ठिकाणीं 


मैदानांत “युद्धास 'आलळे.: ९ आपल्यामागे वः; पुढे व्यूह; 


रव्धित्म : आहे. हे: -यवाबार्ने: पाहून इस्ताएळ तडवय्यांतील- 
निवडक शिपाई घेऊन - त्यांस :अदाम्यांसभोर' . उमे केले; 
१० आणि वरकड लोक त्यार्ने आपला ' भाऊ. अरवॉसय 


पाठविले : 
आहेत असें आपल्याला वाटतें काय £ या नगराची पाहणी 





पळून गेले; १४ अरामी पळून गेले हें पाहून अम्मोनी 
लोकहि अनीदायांच्या पुद्दून पंळून जाऊन नगरांत 
शिरले. तेव्हां यवाब अम्मोन्यांशीं. लढण्याचें सोहून 
यरुशलेमास परत. आला. १५ इस्लाएलापुढें आपण 
पराजित झालों असें अरामी लोकांनीं पाहिलें. तेव्हां 
ते . एकत्र जमा झाले: १६ हैदरेजरारने जासूद पाठवून 
महानदापलीकडील अराम्यांस आणविलें; हदरेजराच्या 
सैन्याचा सेनापति शोबख याच्या नायकत्वाखालीं ते 


: हेठाम. येथे आले. १७ हे ऐकून दाविदानें अवघ्या 


इख्राएलांस एकत्र केलें व यादेनेपार जाऊन तो हेलामास 


-पोहंचला. तेर्थे अरामी . दाविदाविर्द्ध व्यूह रचून 


त्याजशीं लढले, १८ तेव्हां. अरामी इल्लाएलापुढून 
पळून गेळे आणि. दाविदानें. अराम्यांचे साते रथी व 


- चाळीस, हजार राऊत ठार केळे आणि त्यांचा. सेनापति 


औबख यास घायाळ केलें; तो तेथेंच गतप्राण झाला. 
१९: ' इत्नाएलापुढें आपण पराजित. झालों हे पाहून 
हृदरेजर . .राजाचे. जितके अंकित होते तितक्‍्यांनीं 
इस्राएलाशीं सल्ला केला व ते त्याचे अंकित झाले; आणि 


' अम्मोनी लोकांस -इतःपर साहाय्य करण्याची अराम्यांस 


धास्ती वाटली : 
१ खजे लोक युद्धाच्या मोहिमेस जातात 


:- जि'९ तत्या-समयीं म्हणजे वर्षोरंभी दाविदानें यवाबास' 


"9८ व त्याच्याबरोबर. त्याचे <नोकह्चाकर :ब्ल: सर्वे 
इस्मएल :. लोक- यांस पाठविलें; ,,त्मांनीं .. अम्मोन्य़ांचा 
संहार करून: राब्या नंगरसास वेढा त्राता; प्रण : दावीद 


' यरत्ळेमसच राहिला 


'* *सॅव्याकाळच्या, सशवी. दावीद पलंमादशत ..उठून 


. राचसंदिसच्या : गश्चीवर जाऊन. फिरू:.. लागळा; , तेव्हां 
: एकः खी: जाम करितांना : त्याने: तेथून  प्राहिली». ज्ती छी 
य्य:| दिसावयाला फार- संदर. होती; :९' मर्ग दाबिदानें- ताक 
.-[. पाठंबून त्या: स््रीविषयीं क्विरपूख - केली; तेव्ह: कोणीं 
जिक्रस्त. | म्हटळें कॉ ती.अलीयमाची कन्बा व उरीया. हित्ती याची. 
, | बायको बंयडोबा आहे -ना.?- ४. तेव्हा : दाविदार्ने जासूद 
अराम्याशी* |. पाठवूच: तिला थोलावून आणिलें, नती दाविदाकडे आळी 





३ अथवा: हददजर; अ5 ८.३ पाहा. -. : 


अ -रैके£४-२% . 





आणि दाविदानें तिजशी प्रसंग केला; ( ती आपल्या 
अह्चदतेपासून छद झाली होती; ) मग ती आपल्या 


अरी गेली. ५ त्या खला गर्भ राहिला; तेव्हां 

दोब्रिदास सांगून पाठविळें, मी गरोदर आहे. 
६ दाविदारने यवाबास निरोप पाठविला कीं उरीया हित्ती 
याला मजकडे पाठवून द्या; तेव्हां त्यानें त्यास दाविदाकडे 
पाठविलें. ७ उरीया दाविदाकडे आला तेव्हां त्याने 
त्यास यंवाब वं त्याचे लोक कसे काय' आहेत आणि युद्ध 
कसें चाललें आहे हें विचारिठें. ८ मग दावीद उरीयास 
म्हणाला, आपल्या धरीं जा व॑हातपाय ' धू. उरीया 
राजमंदिरांतून निघाल .व त्यांच्या पाठोपांठ राजाकडून 
त्यास कांहीं इनाम गेलें. ९ उरीया आपल्या स्वामीच्या 
इतर सवे चाकरांबरोबर राजवांब्धाच्या दारींच निजून 
राहिला, आपल्या धरीं गोला. नाहीं. १० उरीया 
आपल्या धरीं गेला नाहीं हॅ दाविदानें ऐकले तेव्हां 
तो त्यास म्हणाला,..तूं प्रवास करून आला आहेस ना १ 
तर. तू आपल्या घरीं .कां जात. नाहींस ९ ११ उरीया 


राहत आहेत आणि माझा अनी यवाब व माझ्या. धन्याचे. 


घरीं. जाऊन. खाऊंपिऊं आणि आपल्या . त्रीबरोबर 
निजूं काय ९ आपल्या. जीविताची.. शपथ,-.क्षापल्या प्राणाची 
शपथ, : मी असलें. काम करणार, नाहीं. .१२ दावीद 
उरीयास...उहणाला, . आजहि - येथेंच .राहा; उद्या. मी तुला. 
रवाना::. करीन. मग उरीया त्या. दिबशीं.. ब॒ दुसऱ्या 
दिवशींहि. यरुशलेमांत--राहिला.....१ ३ - दाबिदानें बोला 
विल्यावरून त्यानें येऊन त्याच्यासमोर खाणेंपिर्णे. केळें व 
त्यास त्याने दारू पाजून मस्त. केळें...संध्याकाळ झाला तेव्हां 


तो.. आपल्या स्वामीच्या सेवकांबरोबर. आपल्या खाटेबर- 


निजाबयास ग्रेला, पण घरीं गोळा नाहीं. १४ सकाळीं 
दाविदानें यवाबाच्या. नार्वे. पत्र. लिहून उरीयाच्या हातीं 
पाठविलें. . १५. त्या पत्रांतू असें. लिहिलें. होतें क्री. तुंबळ 
बुद्धाच्या तोंडीं उरीयास ठेवा; -आणि त्यास . तेथेंच सोहन 


मार्गे इटा; म्हणजे त्यास मार लागून तो मरेल. :3६ मग 


यवानारने नगराची - चांगही टेहळणी. करून जेथें शर 
योद्धे असल्याचें त्याला माहीत होतें . लेथें उसैयास 
नेमिले. १७ मग नगरांतील . पुरुषांनी बाहेर पहून 
यवाबाशीं युद्ध केटें; तेव्हां दाविदाच्या .. सेवकांपैकीं 
कांही. कामास आले आणि उरीया हिती. होहि गतप्राण 
झोला. १८ मग यवाबानें जासूद पाठवून दांधिदास संवे 
युद्धाचा अंहवाल कळविला; १५ त्यानें जासुदास आज्ञा 
केली कीं तूं युद्धाची सवे. हकीकत राजास कळविल्यांवर 
२०' राजा जर संतापून म्हणाला कीं तुम्ही त्या 
नगराच्या एवढें जवळ जाऊन कां युद्ध केलें १ शत्रु 
तटावरून बाण सोडितील हें तुम्हांस ठाऊक नव्हतें 
काय १ २१ यरूनेदेयाचा पुत्र अबीमलेख यास कोणी 
मारिळें ९ तेबेसांत त्याजवर एका बायकोनें कोटावुरून 
जात्याची वरली तळी टाकून त्याचां प्राण घेतला कीं 
नाहीं १ तर तुम्ही तटाच्या एवढें जवळ कां गेला ? 


तेव्हां त्याला तूं एवढेंच सांग कीं आपला सेवक उरीया 
। हित्ती .. हाहि. मृत्यु. पावला. .२२., तेव्हां जासुदानें जाऊन 
दाबिदास म्हणाला, कोश,. इस्राएल व यहूदा मांडवांत । 
| दाविदास म्हणाला, ते. लोक आम्हांस भारी होऊन 
सेवक खुल्य़ा मैदानांत तळ देऊन आहेत; असें असतां मी । 


यवाबाचा सवे निरोप निवेदन केला. २३. जासूद 


मैदानांत आम्हांवर चाळून. आले, व आम्हीं त्यांस 
वेशीपर्यंत हटविळें.' २४ मग तिरंदाजांनीं ..तटावरून; 
आपल्या...सेवकांवर्‌ बाण..:सोडिले; सजाचे कित्येक लोक 
कामास आले व॑.आपला सेवक उरीया हित्ती. हाहि कामास 
आला. २५ दावीद त्या जासुदास हद्षणाला, तूं जाऊन. 
यवाबास. सांग, यावरून तूं. उदास होऊं नको; कारणं 
तरवार दोन्ही पक्षांचा सारखा संहार करिते, तर. तूं 
अधिक नेटार्ने त्या. नगसाशीं लहून त्याचा. .बिघ्वंस कर 
या श्रकारें.. तू त्यास हिंमत दे. २६. आपला नबरा 
उरीया मृत्यु. पावरा -आहे असें उरीयाच्या ख्रीनें ऐकटें. 


'तेव्हां ती .नवऱ्यासाठीं शोक करूं लागली. २७ तिचें 
. सुतक:- संपल्यावर < दाविदारनें लोक . प्राठवून... तिळा 


आपल्या घरीं. बोळाबून आणून: ठेवून घेतलें व त्ती त्याची 
स्री- झाली. -पुढें तिला पुत्र झाला; पण दाविदानें हें जें 
कृत्य-क्रेळे.त्यावरून परमेश्वराची त्याजवर इतराजी झाली. 


३४१ 


अ० १२९४१ वी, भं 


२ शभुवेल 





_ : १ सग परमेश्वराने नाथांमास दाविदाकडे 
६4 4 पाठविळें. तो त्याजकडे जाऊन म्हणाला, एका 
नगरांत दोन मनुष्य राहत होते; त्यांतला एक 
श्रीमंत व दुसरा गरीब. होता. २ त्या श्रीमंत मनुष्याची 
मेंढरे व गुरें विपुल होतीं; ३. पण त्या गरिबापाशी 
एका ..लहानशा -मेंढीखेरीज कांहींच नव्हतें. त्याले 
ती... विकत . घेऊन... तिचें. संगोपन केलें होर्ते; ती 
त्याजबरोबर _व .. त्याच्या मुलांबाळांबरोबर लहानाची 
मोठी झाली; ती. त्याच्या . घासांतळा घास ; खात 
असे. त्याच्या पेल्यांतत पाणी पीत असे. व त्याच्या 
उराशी निजत. असे; ती त्याची मुलगीच बनली होती. 
४ . एकदा त्या श्रीमंतापाशीं एक पाहुणा आला, तेव्हां 
त्याच्यापाशी आलेल्या त्या पाहुण्यासाठी भोजन तयार 
करावें म्हणून . त्याने. आपल्या शेरडांमेंढरांतून अथवा 
- गाहेबेलांतून एकादे न. घेतां त्या गरोब मनुष्याची ती 
मेंढी. घेऊन आपल्या पाहुण्यासाठी “भोजन तयार. 
केलें. ५ हे. ऐकून त्या. मनुष्यावर दाविदाचा क॑ 
भडकला वं तो .नाथानास म्हणाला, परमेश्वराच्या 
जीविताची शपथ, ज्या मनुष्यानें हें काम केलें तो 
प्राणदंडास पात्र आहे; ६ त्यानें हें कृत्य केठें 
त्याला कांहीं दयामाया वाटली नाहीं म्हणून त्यानें 
मेंढीच्या चौपट बदला दिला पाहिजे. 
७ 'नाथान दाविदास म्हणाला, तों 


मंदिर मीं तुर दिलें, त्याच्या स्रिया तुझ्या उराशी 
दिल्या, इस्राएठ व'. यहूदा यांचें घराणें तुला दिलें, 
आणि एवढें जर थोर्डे. झालें असंतें तर मीं तुला. आणखी 
इवें तें. दिलें असते. ९ तूं परमेश्वराची आज्ञा तुच्छ 


उरीया हिती ह्याचा तं तरवारीने घात केला, त्याची बायको 
आपल्या घरांत 'घातली- आणि - उरीयांचां. अम्मोन्यांच्या 
तरवारीने वथ करविला. १० तर आतां - तरवार 
तुझें धर सोडणार नाहीं, कारण तू. मलो तुच्छ मानून 


उरीया हित्ती ह्याची छी आपल्या घरांत घातली आहे. 
११ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी तुझ्याच घरांतूत 
तुजवर आरिष्ट उभें करीन; तुझ्या स्त्रिया तुझ्यादेखत 
तुझ्या शेजाऱ्यास देईन; तो ह्या सूर्‍्यादेखत त्यांची 
अन्रः घेडेल. १२ तूं तें काम गुप्तपणे केलें, पण मी हे 


. सवे इस्नाएलादेखत,. ह्या सूयीदेखत करीन. १३ दावीद 


नाथानास म्हणाला, मीं परमेश्वराविरुद्ध पातक केलें आहे. 
नाथान -दाविदास म्हणाला, परमेश्वराने तुर्झे पातक दूर 
केलें आहे; तूं. मरावयाचा. नाहींस. १४ तरी तूं हें काम 
करून परमेश्वराच्या शत्रंस .उपहास करावयास निमित्त 
दिलें आहे; यास्तव तुला जो पुत्र झाला. आहे तो 
खात्रीनें मरणार, १५ मग नाथान आपल्या घरीं गेला. 
उरीयाच्या स्रीस . जो मुलगा दाविदापासून झाला 
त्याजवर परमेश्वराचा तडाका येऊन तो फार आजारी 
पडला; १६ म्हृणून दावीद त्या मुलासाठी परमेश्वराची 
काकळूत करूं लागला. त्यानें उपास केला व तो आंत 
जाऊन रात्रभर जमिनीवर पडूंन राहिला. १७ त्याच्या 
घरची म्हातारी माणसे त्याच्याकडे येऊन त्याला 
जमिंनीवरून उठवू लागलीं; तो उठेंना व त्यांच्याबरोबर 
बसून भोजन करीना. १८ सातव्या दिवशीं तें मूल मेळे; 
पण मूल मेळे आहे हें दाविदास सांगण्यास त्याच्यां 
चाकरांना भय वाटलें; ते म्हणाले, मूल जीवंत असतां 
आम्हीं त्याला समजाविले पण त्यार्ने ऐकळें नाहीं; तर 
मूल मरण पाबळे आहे असें त्याला कळविलें तर तो 
स्वतांठा अपाय करून घ्यावयाचा. १९ आपले चाकर 
आपसांत कुजबुजत आहेंत हें. पाहून आपलें मूल मेले 
आहे. असें दाविदानें ताडिलें; त्यानें त्यांस विंचारिले, 
मूळ मेळें काय? ते म्हणाले, मेले: २० मग दावीद 
जसिनीवरून उठला; त्यानें स्नांन करून तैलाभ्यंग केला. 


. आपला पोशॉक बदलला आणि परमेश्वराच्या मंदिरांत 
मानून, त्याच्या दृ्टीनें वाईट असें हे कृत्य कां केळे £ | 


जाऊन दंडवत चाळून आराधना केली; मग तो आपल्या 
मंदिरांत. आला; व त्यानें सांगितल्यावरून त्याच्या 
सेवकांनी त्याजपुढें अन्न वाढिळें; ते त्यानें सेंवन- केळं. 


२१ त्याच्या चाकेरांनीं त्यास विचारिळे, आपण हें असें 


काय केछें £ मूल जीवंत होतें तोंवर आपण त्याच्यासाठी 


३४्रै 


२ झयुवेळ 





उपास व शोक केला, पण तें मरण पावतांच आपण 
उंठून भोजन केलें. २२ त्याने उत्तर केले, मूल जिवंत 
होतें तोंवर मीं उपास केला व॑ रुदन केलें. मला वाटले; 
न जाणो, कंदाचित्‌ परमेश्रर मजवर कृपा करील व॑ 
मूल जिवंत राहील; २३ पण आतां तें मरण पावळें 
तर: मीआतां कां. उपास करावा £ माझ्याने थोडेच 
त्यांठा. पॅरतः आणववेल £ मी त्याजकडे जाईन, पणं 
सें मजकडे परत यावयाचे नाही. २४ मग दाविदानें 
आपली क्ली बथशेबा हिचें सांत्वन केलें व तो तिच्यापाशी 
जाऊन निजला. त्यानंतर तिला पुत्र झाला; त्यानें त्याचें नांब 
शलमोन हें ठेविलें; परमेश्वराला तो प्रिय. झाल. 
२५ त्यानें नाथान संदेष्टा याच्या द्वारें. सांगून प्राठविल्या” 
वर - परमेधराक्ररितां त्याचें नांव यदीद्या. ( परमेश्वराला 
प्रिय ) असें ठेविलें 

२६ नंतर यंवाबानं ' अग्मोन्याचें राव्या याशीं 
लहून राजनगर काबीज : केलें.:“२७ यवोंबाने मविदाकडे 
जासूद पाठंवून त्यास कळंविळें कीं मी रांब्या नंगरा- 


बरोबर लढंलों व तें जलनगर हस्तगत केलं. २८ तर 


आतां अवशिष्ट लोक जमा करून नगरांपुढें छावणी 
: करून तें हस्तगत करा; मीं तें घ्यावें व माझें 
नांव व्हावें असें न होवो. २९ तेव्हां दावीद 
सव लोकांस जमा करून राब्या नगराकडे गेला, 
व. त्यानें ते॑ लहून घेतलें. २० त्यानें त्या लोकांच्या 
राजाच्या मस्तकावरूनः मुकुट काढिला; त्याचें वजन एक 
सोन्याचा किक्कीर असून तो रत्नखचित होता; तो 
दांबिदाच्या मस्तकावर ठेविला. त्यानें त्या. नगरांतून 
पुष्कळ लूट आणिली. २१ ' त्यानें त्या नगराच्या 
रहिवाऱ्यांस बाहेर काढिलें, व त्यांस करवती, लोखंडी 
दाताळीं, लोखंडी कुऱ्हाडी' यांचें आणि विटांच्या 
भक्र्यांचें. काम . करावयास लाविले; अम्मोन्यांच्यॉ 
सर्व - नंगरांचेंहि त्याने असेंच केलें. .मग दावीद सर्वे 
लोकांसह यरुदालेमास परत आला. 

१ पाठभेद: मिलकोम मूर्तीच्या; १ राजे ११:५७ 
पाहा. ९ निर्गम २५:३९ पाहा. ३ पॉटभेंदः यांच्या 
खालीं आणिलें वः विटांच्या भट्र्यांतून त्यांस चालविले: 





$र 


अ० १२५२१-१३:*७ 


१ यानंतर. असें झालें की दाविदाच्कर्यंच 
अबशालोम याची एक सुंदर: बहीन हतती 
तिप्वें नांव तामार; दाविदाचा पुत्र अश्भोन- हः 
तिजवर :मोहित झाला. . २ . अन्नोन आपली बहीण..तामार 
हिच्यामुळें. इतका बेवेन झाला कीं तो आजारी पडला. 
ती 'कुमारी. .होती म्हणून : तिजशीं.- कमीजास्त. करणें 
अश्भोनास दुष्कर होतें. .२ .अम्नोनाचा योनादाबडनॉंवाचा 
एक. मित्र होता, तो दाविदाचा भाऊ शिमा-यांचा: सुत्र; 
तो! मोठा चतुर होता. ४ तो अम्नोनास म्हणारा; सज 
कुमारा, तूं दिवसानुदिवस असा क्षीण काँ होत- चांठला 
आहेस 2-*मला नाहीं का सांगत:? अम्रोनानं त्यास-उत्तर 
दिलें. माझा “बंधु -अबशालोन. याची बहीण तामार 
हिच्यावर <मार्झे - मन बसलें आहे. ५ योनादाब त्यांस 
म्हणाला, -: तू आपल्य़ा पलंगावर निजून आजाऱ्याचें 
मिव झर, व तुझा बाप तुझा समाचार घेण्यास आला 
म्हणजे तै त्यास सांग, . कसेंहि करून माझी बहीण 
तामार:.हिनें येऊन मला अन्न चारावें, तिनें ते अन्न 
माझ्यादेखत. तवार करावें म्हणजे मी ते प्रत्यक्ष पाहून 
तिच्या : हातून खाईन. ६ भंग अम्नोनानें अंथरुणावर 
पडून आंजाऱ्याचे :मिष केलें; रांजा त्याच्या समाचारास 
गेला तेव्हां. अभ्रोंन राजास: म्हणाला, एवढें करा, माझी 
बहीण तामार हिनें मजकडे येऊन दोन पोळ्या माझ्या- 
देखत .तयार कराव्या, म्हणजे त्या मी तिच्या हातून 
खाईन. ७ दाविदानं अंतर्गहांत तामारेला सांगून 
पाठविलें कीं तुझा भाऊ अश्रोन याच्या घरीं जाव 
त्याच्यासाठी अन्न तयार कर, ८ तामार आपला भाऊ 
अम्नोंन यांच्या घरी गेली; तो अंथरुणास खिळला 
होता. .तिनें. .पीठ घेऊन मळिळें व त्याच्यादेखत 
पोळ्या. करून भाजिल्या;. ९ तिनें त्याच्यापुढे ताट ठेवून 
त्यांत. त्याः धातल्या, : पल: तो त्या. कॉहींकेल्या. खाईना 
अस्रोन म्हेगाल्, :-माझ्याजवळच्या सर्व लोकास 'बोहेर . 
घालवा; 'तेव्हां सर्व. लोक" तेथून निघून गेले. १० 
अंग्रोन':. तामारेस' म्हणाला जेवण ' माड्या ' खोलींत 


| ये म्हणजे मी सुझ्या हातून खाईन: त्यावखन तांमार 
| आपर्ण केळेल्या चोळ्या. आपला भाऊ अस्रोन याच्याकडे 


श्ड्रे 


 आलावणळआमरयकककळ* 


अन १३१०-३२ 


_ गेली. ११ त्या. पोळ्या त्यानें खाव्या 
म्हणून त्याजपाशीं. ती घेऊन गेली तेव्हां त्यानें . तिला 
धरून म्हटलें, माझ्या. भगिनी; येऊन माझ्यापॉ्शी नीज. 
१२ ती म्हणाली, .माझ्या- बंधो, छे;-माझ्यावर बत्तात्कार 
करू नको; इखाएलांत :असलें कर्म करूं: नये; असें 
दुष्कृत्य : करू नको. १२ 'साझी बेअजनू झाल्यास तती 
सी . कोठें :लपवू १. व: सुझी तर इखाएळांतल्या-मूरक्नात 
गणना : होईल>- योस्तवः: राजाशी बोलणे लाव, म्हणजे तो 
समंला तुला? देण्याचें नाहीं. म्हणणार . नाहीं; १४ पण तो 
कांहींकेल्या . तिचें ऐकेना व -तो . तिच्यापेक्षा बळकट 
असल्यामुळें त्यानें तिजवर: बलात्कार करून . तिला" 
केळे. १५ मग असम्नोनास: तिचा . अत्यंत :तिरस्क्रार 
वाटला, तोः एवढा “कीं त्याची तिजवर-- प्रीति होती 
ति'च्याहून *हा तिरस्कार अधिक होता; संग अम्नोन तिर 
म्हणाला, . उठून चालती हो. १६ तीः म्हणाली; असें 
कू नको; तूं. मजशी दुष्कर्म केळे त्याहून£ मला 
घालवून. देणें हा गुन्हा 'मोदय आहे; . पण...त्तो अक्तिचे 
' ऐकेना... १७ . त्यानें. - त्याच्या : खिजमतींतल्या<-एक्रा 
चाकरास.. त्रोलावून . सांगितलं, .य़ा ज्रीस -मजपासून :ब्राहेरं 
घालीव :- व. .हिच्यामागून . दुरवाज़ास;.. खीळ. घाल: 
३८ ती त्या तळीं पायघोळ झगा ल्याली: होती; राजकन्या 
कुमारी असतां अखे झगे; घालीत असत. - अम्नोनाच्या 
चाकरानं .तिला. 'बाहेर॑ . घालवून दरवाजास खीळ 
घातली. ९ तामारेने :आपल्या डोक्यांत राख घातली, 
आपल्या _ अंगावरचा पायघोळ झगा .:फाडून टाकिला 
व डोक्यावर. हात. ठेवून वाटेनं ती . रडत ओरडत 
चालली. २०. तिचा 'भाऊ अबशालोम तिला म्हणाला, 
माझ्या . भगिनी, तुझा. भाऊ. अश्मोन हा. तुझ्यापाशी 
गला ना ६ तर -गप बैस; "तो तुझा भाऊ आहे; तुं-या 
गोष्टींचा खद करु. नको; तेव्हां, .तासार आपल्या भाऊ 
अबञाळोम- याच्य़ा घरीं उदास होऊन राहिली. २१ या 
सवे गोण दावाद.-रानाच्या करारी. आल्या तेव्हां त्यास 
फार क्रोध “आला. .२२ अबशात््रेस अश्रोनास बरेवाईट. 
कांहीं. बोळ्ला. नाहीं: अम्रोनाने: त्याची . बहीण . तामार 
भ्रष्ट केटी म्हणून अबेञालोमानें त्याशी वेर धरिले. 





- बालहासोर 


२:डासुवेल 





- २३ पुरी दोन. वर्षे गेल्यावर एफ़ाइ्मानजीक 
गांवी अबशालोमाने आपल्या मेंढरांची 
लोकर कातरविली; त्या समयीं सवे राजकुमारांस 
आमंत्रण केलें. २४ तो. रांजापाशीं जाऊन म्हणाला, 
माझी अशी विनंति आहे कीं आपल्या सेवकाच्या मेंढ्यांच्या 
लोकरीची कातरणी आहे : म्हणून. राजानें आपले ' चाकर 
घेऊन ह्या सेवकाबरोबर चालावे. :२५ राजा अबशा- 
छोमास म्हणाला, माझ्या पुत्रा, नाहीं, आम्ही सर्वांनी 
येणें बरें नाहीं; आमचा. भार तुजवर. पहूं नये. त्यानें 
फार आग्रह. केला तरी तो गेला नाहीं, पण त्याने 
त्यास. आक्षींवौद दिला. २६ मग अबझालोम म्हणाला, 
आपण येत ' नाहीं तर माझा भाऊ अश्लरोन याला तस 
आमच्यांबरोबर येऊं द्या. राजाने त्यास विचारलें, 
त्यानें तुजबरोबर कां यावें: २७ अबशालोमाने त्यास 
एवढा आग्रह केला - कॉ:.त्याने- अम्लोनास.व सर्व. राज- 
कुमारांस॑ त्याजबरोबर जाऊं. दिलं. २८ अबशालोमानं 
आपल्या:- सवे सेवकांस अक्ञी ताकीद देऊन ठेविली 
कौ सावध राहा, अम्नोन द्राक्षारस पिऊन रंगांत आल! 
म्हणजे मीं तुम्हांस इषारा केल्यावरोबर तुम्ही अम्नोना- 
वर प्रहार करून त्यास ठार करा, कांहीं भिऊं नका: 
मी तुम्हांस हुकूम करेतों आहेना ९ हिंमत धरा, शो 
दाखवा... २९ अबशालोमाच्या आज्ञेप्रमाणे त्याच्या 
चाकरांनीं असम्लोनाचें केलं. तेव्हां सर्वे राजकुमार उठून 
आपआधल्या खेचरांवर बसून पळूत- रोले. ३० तत वाट 
चालत असतां. दाविदास .अक्ली खबर आली कीं 
अबशालोमानं सवे राजकुमार मारून. टाकिळे, त्यांतला 
एकहि उरला नाहीं. ३१ हें ऐकून दाविदानं - उठून 
आपलीं वस्त्रे फाडिलीं व जमिनीवर अंग्र टाकिले: 
त्याचे सवे सेवकहि आफ्लीं वस्रे फाहून त्याजपाशी 
उभे राहिले. ३२. तेव्हां दाविदाचा. भाऊ शिमा. याचा 
पुत्र ग्रोनादाब म्हणाला, माझे स्वामी, सर्व. “राजपुत्र 
मरण पावले अज्ञी कल्पना महाराजांनीं मनांत आणूं नये: 
केवळ अस्रोनाचा वध झाला आहे. कारण ज्या 
दिवशीं त्याने अबझ्ञालोमाची बहीण तामार भ्रष्ट केली 
त्या दिवशीं त्याच्या संकल्पानं ही गोष्ट निश्चित झाली 


३४्ड 


२ झतुवेल 


होती. ३३ तर आतां, अहो माझे स्वामीराज, सवे 
राजकुमार मरण पावलें आहेत असा आपल्या मनाच 
समज करून घेऊन आपण कष्टी होऊं नका; कारण केवळ 
अश्लोन म्रृत्यु पावला आहे. ३४ इकडे अबशालोमानें 
अलायन. केळे. पहाऱ्यावर असलेल्या तरुण पुरुषाने 
वरः देष्टि करून पाहिळें तो मागल्या बाजूस 
यहाडांजवळच्या वाटेनें पुष्कळ लोक येत आहेत असें 
त्यास 'दिसर्ले. ३५ तेव्हां योनादाब. राजास म्हणाला, 
पाहा, राजकुमार येत आहेत; आपल्या दासार्ने सांगितळें 
तेंच खरें. ३६. त्याचें बोलणें. संपते न संपतें तों 
राजकुमार आले व हेल काहून रडूं लागले; तेव्हां 
राजाहि . आपल्या सेवकांसह मोठ्याने रहूं लागला. 
३७ अबशझालोम पळून गहूरचा राजा तलमय बिन 
अम्मीहूर याच्याकडे गेले. दावीद आपल्या पुत्रासाठी 
नित्य विलाप करीत राहिला. . 


३८ अबश्लालोम पळून गथुरास गेला; तेथें तो तीन 


वर्षें राहिला. ३९ अबशालोमास भेटण्याविषयीं दावीद 

राजा फार आतुर झाला; कारण अभ्नोन मरून बरेच 
दिवस झाल्यामुळें त्याचें चित्त शांत झालें होते 

१ राजाचें मन अबशालोमाकडे लागलें आहे. 

१ % हें सरूनेचा पुत्र यवाब-याच्या लक्षांत आलें 

२. तेव्हां यवाबानें तकोवा. येर्थे जासूद पाठवून 

'एका चतुर ्रीस बोलावून आगिलें;; तो तिला म्हणाला. 


तूं सुतक्‍याचें मिष . करून * सुतकाचा पेहराव घाल, . 


अंगास . तेल लावूं नको. आणिं मतासाठी बहुत दिवस 
शोक करणारी अशी स्त्री बन; 
जाऊन असें असें बोल; यवाबानें तिला काय बोलावयाचे 
तें शिकविले. ४ तकोवा येथील त्या ख्रीर्ने राजाकडे 
जाऊन त्यास साश्यंग दंडवत घातलें; आणि म्हटरें 
महाराज, माथ्वी दाद लावा.. ५ 'राजाले तिला विचारिले. 
बुला काय झाठे£ ती म्हणाली, मी. खरोखर विधंया 
खी आहें. माझा नवरा मरून गेला आहे. ६ आपल्या 
दासीचे दोन पुत्र होते ते दोघे मेदानांत झगडत 
असतः* :गांस सोडवावयास कोणी नव्हता; तेव्हां एकाने 
दुसर '. 


३ मग राजापाशीं 


अ १३:२२०१३:१७ 


पाहा, माझ्या कुळांतले सवे लोक आपल्या ह्या दासीवर 
उठले आहेत; ते म्हणतात कीं ज्यानें आपल्या मांचाचा 
प्राणधात केला त्यास आमच्या स्वाधीन कर. 
आपल्या भावाचा त्याने वध केला आहे, म्हणून त्याचा 
प्राण त्याच्या भावाच्या प्राणाबद्दल . घेऊं, आणि 
तुझ्या त्या वारसाचाहि नाश करूं; या प्रकारें 
माझा उरलेला निखारा . विझवून टाकून माझ्या. पतीचे 
नांव व संतति भूतलावरून नष्ट कराक्‍यास ते पाहत. 
आहेत. ८ राजा त्या लीस म्हणाला, तूं आपल्या घरीं 
जा, भी. तुझ्यासंबंधानें ताकीद देईन. ९ तेव्हां ती 
तकोवा येथील स्री राजास म्हणाली, अहो माझे स्वामी- 
राज, हा दोष मला. व माझ्या पितूकुळास लागो, 
आणि राजा व त्याची गादी निष्कलंः: राहो. १० 'राजा 
म्हणाला, तुला कोणी कांहीं बोलळें तर त्यास . मजकडे 
घेऊन ये, म्हणजे तो पुनः तुला हातहि लावणार नाहीं. 
:$१ ती म्हणाली, महाराजांनीं आपला देव परमेश्वर याचें 
स्मरण करावें म्हणजे रक्तपाताचा सूड घेणाऱ्यास आणखी 
नासधूस करितां येणार नाहीं, आणि माझ्या पुत्राचा 
नाद होणार नाहीं. तों म्हणाला, परमेश्वराच्या 
जीबिताची शपथ, तुझ्या पुत्राचा एक केसहि भूमीवर 
पडावयाचा नाहीं. १२ ती स्त्री म्हणाली, आपल्या दासीस 
स्वामीराजापा्शीं एक गोष्ट बोलण्यांचो. परवानगी 
असावी. तो. म्हणाला, बोलं... १३ ती श्री म्हणाली, 
देवांच्या प्रजेचें नुकसान करण्याचें आपण हें काय थोजिलें£ 
महांराज आतां जे शब्द बोलले त्यांनींच ते दोषी ठरतात. 
कारण महाराज स्वतांच्या हाकून दिलेल्यास माघारी आणीत 
नाहींत. : १४ आपणा सर्वांस मरणें आहे; आपण भूमीवर 
सांडलेल्या पाण्यासारखे आहों; तें पुनः भरून घेतां येत 
नाहीं;: देव प्राणहरणं करीत नसतो, तर घालवून दिलेला. 
इसम : आपल्यापासून कायमचा घालवून दिला. जाऊं नये 
अशी थोजना करीत असतो. १५ मी आतां आपल्या 
स्वामीराजांस विनंति करावयास आले आहे याचें कारण 
हेंच कीं लोकांनीं मला घाबरवून सोडिले, म्हणून आपल्या 
दासीने विचार केला कीं महाराजाला जाऊन सांगावें 


प्रसा मार दिला कीं तो ठार मेला. ७. आतां | म्हणजे ते आपल्या दासीच्या विनंतीग्रेमाणें करतील. 


१४५ 


भअ० १७१६:-२१५२. 





. हे: ऐकून; जो मनुष्य मळा व: माझ्या पुत्रास 
देवाच्या वतनांतून:: नाहींसा करावयास पाहत आहे. 
त्यांच्या हातांतून महाराज आपल्या दासीचा बचाव करतील. 
१७ आपल्या दासीने विचार केला. की-माझ्या स्वामी- 
महाराजांच्या शब्दाने मला शांति: मिळेठ; कारण माझे 
स्वामीराजे.. यांला” देवदूताप्रमाणें... बऱ्यावाईटाचा य 
करितां येतो; तर -आपला देव परमेश्वर भापल्याबरोबर असो. 
१८. राजाने तिला उत्तर दिले; जें कांहीं मी तुका 
विचारीत आहें ते मजपासून - लपवू 'नको.. ती खी 


म्हणाली, * स्वामीराजांनीं बोलावें. १९३ राजानें विचारिळे, : 


या' प्रकरण यवाबाचा हात आहे;कीं. नांढीं १. त्या स्रीनें 
उत्तर केळे, माझे स्वामीराज, _ आपल्या जीविताची 
शपथ; . जें कांहीं माझे स्वामीराज बोलले आहेत त्या- 
पासून कोणास उजवीडावीकडे. जातां येत नाहीं; आपला 
सेवक यवाब यानेंचे मठा. आज्ञा' केली व. या सर्व गोष्टी 


: , त्यानंच: आपल्या दासीच्या तोंडी घातल्या::. २० ह्या 


गोष्टीचें स्वहूप बदलावे म्हणून आपला सेवक -यवाव ज्यानें 
हे केलें आहे; ::रनीमंहाराज देवदूतासारखे चतुर 
आहेत, आणि प्रथ्वीवर जें कांहीं होतें ते सवे त्यांला 
कळतें. २११ . मग राजानें यवाबास म्हटलें, मला हे 
कबूर१: आहे; तर . जाऊने त्या. तरुण ., अवशालोमास 
माघारी. घेऊन. ये... २२ तेव्हां यबाबाने साष्टांग दंडवत 
घाळून.,. राजास आशीवाद. दिला. .:आणि म्हटलं 
माहे. स्वामीराज;.. . आपली: कृपादष्टि मजवर आहे. 


आपल्या -.: -दासाच्या 


शालोमास -यरुहलेमास घेऊन आला. २४ तेव्हां 
राजा म्हणाला, त्यानें आपल्या घरीं जाऊन राहावें 
माझ्या - दर्शनास येऊं नये. 
आपल्या घरीं जाऊन राहिला; राजाचें त्याला दर्शन 
झालें नाहीं 

२५ सवे. इस्लाएलांत सोंदर्याविषयीं प्रशंसनीय असा 
अवशालोमासारखा कोणी नव्हता; त्याच्या . ठायीं 
नखशिखांत कांहीं दोष नव्हता. २६ तो वर्षांतून एकदां 


त्यावरून अबशालोय . 


"२ शमुवेल 





आपलें-'मस्तक सुंडवीत असे; . त्याच्या केसांचा भार 
त्याला होत असे म्हणून * तों ..ते कातरीत असे; 
आपले केस कातरिल्यावर ते तो तोलून पाही, तेव्हां 
ते. सरकारी वजनाप्रमाणें . दोनशें शेकेल भरत 
असत. २७ अबशालोमास : तीन पुत्र आणि एक 
कन्या झाली, तिचें नांव तामार; ही मुलगी आति 
रूपवती होती. : - 

२८ या प्रकारें राजाचें दर्शन घेतल्यःवांचून तांचून अब- 
शऑॉलोम दोन वर्षे यरडलेमांत राहिला. २९ राजाकडे 
यवाबास पाठविण्यासाठी अबशालोमानें त्यास बोलावणें 





॥ पाठविलें; पण तो त्याजकडे येईना; त्यानें दुसऱ्यांदा 


बोलावणें पाठविळें तरी तो येईना. ३० मग तो 
आपल्या चाकरांस म्हणाला, पाहा, यवाबांचें एक जोत 
माझ्या . जमिनीस लागून आहे. व त्यांत जव आले 
आहेत; जा, त्याला आन लावा; तेव्हां अबझालोमो'च्या 
चाकरांनीं . त्या शेतास आग लाविली. ३१ मग. यवाब 
उठून अबशालोमाच्या घरीं गेला व त्यास विचारू 
छांग्ला कीं तुझ्या चाकरांनीं माझ्य़ा शेतास कां आग 
लाविली १ ३२ अबझालोम यवावास म्हणाला, मला 
गझुराहून कां आणिलें १ तेर्थेच मी आजवर राहिलों 
असतो - तर बरें: झालें असतें, असा निरोप तुझ्या 
हातीं: राजास पोर्ठवावा म्हणून मीं तुला येथें ये असें 
सांगून : पाठविलें होतें; तर आतां मला राजाचें. दर्शन 


॥ करून दे; मी :दोषी . असर्लो. तर त्यानें मळा मारून 
हंआज आपल्या दासास कळलें आहे, कारण महाराजांनीं 
विनंतीप्रमाणें :- केलें ::: आहे. : 
२३. मग यवाब उठूने मशुरास. गेला: व तेथून अव- : 


डाकावें. ३३ 'यवाबानें. राजाकडे जाऊन त्यास ही 
गोष्ट सांगितली; तेव्हां राजानें अबझालोमांस 
बोलावणे पाठविलें; त्यानें त्याजकडे येऊन :त्यास 
साष्टांग दंडवत घातलें आणि' राजानें अबशालोमाचें 
चुंबन घेतलें. 

। १- यानंतर असें. झालें: क्री. अबशालोमानें 
१ ९ आपल्यासाठी रथ, घोडे, 'व: आपल्यापुढे 
:._ दौडण्यासाठी पन्नास मनुष्ये ठेविटीं. २. अबशा- 
लोमः- नित्य पहाटेस उठून वेश्ीकडे जाणाऱ्यां रस्त्यांत 
उभा राही आणि कोणी फियोदी. दाद मागण्यासाठी 
राजाकडे आला म्हणजे त्यास बोलावून तूं कोणत्या 


शड 


२. झुमुवेल 


अ« १५:२-२५ 





नगराचा आहेस असें विचारी; - तेव्हां तो म्हणे, 
तुझा दास इस्लाएलाच्या असुक असुक वंशांतळा आहे. 
३ तेव्हां अबशालोम त्यास म्हणे, पाहा, तुझें प्रकरण 
चांगलें व वाजवी. आहे; पण तुझें ऐकून घेण्यासाठीं 
राजाच्या वतीने कोणी मनुष्य नेमिळेला नाहीं. ४ अब- 
झॉलोम त्यास आणखी असें म्हणे, मला या देशांत 
न्यायाधीश केलें असतें तर किती बरें झालें असतें 
एखाद्याने आपला क्ला किंवा प्रकरण मजकडे आणिलें 
असतें तर मीं त्यास न्याय दिला. असता. ५. कोणीं 
त्यास मुजरा करावयास जवळ येडे तेव्हां तो आपला 
हांत पुढें करून त्याला धरून त्यांचें . चुंबन घेई. ६ इल्ला- 
एठांतले. ज्ञे जञे लोक राजाकडे न्याय मागण्यासाठी 
येतं त्या सर्वांशी तो असाच वांगे; या. प्रकारें अबशा- 
लोमाने इल्लाएल लोकांचीं मनें हरण केलीं. 

:. ७ चार वर्षे संपल्यावर अबशालोम राजास 
म्हणाला, मला परवानगी असावी, * म्हणजे परमेश्वराला 
मी. जो नवस. केला आहे. तो हेत्रोन येथे. जाऊन 
फेडीन. ८ मी अरामांतील गंद्यूर येथें राहत होतों 
लेव्हां आपल्या दासानें असा नवस केला होता कीं परमे- 
श्वराने मला यरुठालेमांत माघारी नेलें. तर- मी. परमे- 
श्वराप्रीत्यथ धर्मकर्म करीन. ९ रांजा . त्यास, म्हणाला, 
खुशाल जा. मंग तो उठून हेज्रोनास गेला. १० अब- 
शालोमार्ने इस्राएलाच्या सवे वंशांकडे ' हेर पाठवून 
जाहीर केलें कीं रणरशिंगाचा शब्द तुम्ही ऐकाल तेव्हां 
असा घोष करा कीं अबशालोम हेज्रोनास रांजा झाला 
आहे. ११ अबशालोमाच्या सांगण्यावरून त्याजबरोबर 
दोनशें पुरुष गेले. ते भोळ्या भावानें गेले; त्यांना 
कांहींएक ठाऊक मव्हतें. १२ अज्ञ करीत असतां 
अबंशालोमार्न . दाबिदाचा मंत्री गिलोनी आही" 
थोफेल यास त्याचें नगर गिलो येथून बोलावून 


आणिलें. बंड वाढत गेलें व  अंबशालोमांकडे 
एकसारखे लोक जमत गेले. 
१३ तेव्हां एका जासुदानें येऊन दाबिदांस 


सांगितलें, इस्राएहळ लोकांचीं मने अबशालोमाकडे 
त्रळलीं आहेत. १४ हे ऐकून दावीद यरुशलेमांतल्या 


आपल्या सवे सेवकांस म्हणाला, चला, आपण पळून 
जाऊं; न गेलो तर. अबशालोमाच्या हातांतून कोणी 
सुटावयाचा नाहीं, निघून जाण्याची त्वरा करा, नाहीं 
तर तो अचानंक आपणांस पकहून आपल्यावर: अरिष्ट 
आणील व शहरावर तरवार चालवील.' १५. राजाचे 
सेवक त्याला म्हणाले, प्राह्य. स्वामीराज, “राजाच्या 
मनास येईल त्याप्रमाणें करावयास आपले दास तयार 
आहेत. १६ मगर राजां. निघून गेला व त्याच्यामागून 
त्याच्या . घरची. माणसें ' गेलीं...त्याच्या ज्या दह्या ज्रिया 
उपपंत्नी होत्या त्यांस घर: सांभाळावयास ठेवून तो गेला. 
१७. राजा निघाला तेव्हां सवे लोक त्याच्यामागून 
गेळे.व' ते बेथ-मरहाक येथें- थांबले, १८ त्याचे सवे 
करेथी, पलेथी वं त्याजबरोबर गथहून आलेले- सहा 
गथकर: हे त्याजबरोबर चालले. १९ राजा इत्तय गित्ती 
यास म्हणाला, तूं आमच्याबरोबर कां . येतोस १ तूं 
आपला परत जाऊन राजाजवळ राहा; तू. तर परका-व॑ 
हद्दपार केलेला आहेस; तूं. आपल्या. स्थानीं परत जा; 
२० तूं कालचा आलिल्.. माणूस; मी. वाट फुटेल . 
तिकडे जाणार, तर आज: तुला. आमच्याबरोबर. इकडें- 
तिकडे. दोडवीत कां. फिरवावे ९ तर'.तूं आपला . प्रत 
जा, आणि . आपल्या भाऊबंदांसहि . परत ने; दया. व 
सत्य हीं. तुझ्यासमागमें 'राहोत. २१ इत्तयाने राजास 
उत्तर केलें, . परमेश्वराच्या जीविताची -आणि माझ्या 
स्वामीराजांच्या. जीबिताची. शपथ; प्राण जावो .कीं राहो, 
जिकडे माझे महाराज जातील तिकडे आपल्ा सेवकहि 
असणार. २२ दावीद . इत्तयास म्हणाला, जा, .-पार 
निघून जा. तेव्हां इत्तय गित्ती याचीं.-सवे माणसें. व 
सवे सुलेंबाळें हीं पार निघून गेलीं. २३ सवे देशाने 
मोठा . आकांत: केला आणि सवे लोक पार गेले;- राखा 
किद्रोन . ओहळापलीकडे गेला; सवे लोकहि पार. उतरून 
गेले; ते रानाच्या वाटेनें गेले. २४ तेव्हां, पाहा, सादोक 
व॒ त्याजबरोबर सवे लेवी देवाच्या कराराचा - कोश 
घेऊन आले; त्यांनीं देवाचा कोश खालीं . ठेविला आणि 
सर्वे लोक नगरांतून बाहेर पार निघून जात तोंपर्यंत 
अब्याथार वर राहिला. . २५ राजा सादोकास म्हणाला, 


३४७ 


अ० १५:२९ या १८:९ 


२ शसुवेळ 





. कोश नगरांत परत . घेऊन' जा; परमेश्वराची 
कृपादष्टि मजवर झाली तरं तो. मला परत :आणील आणि 
हा कोड व आपलें मंदिर मला पुनः दाखवील; २६ पण 
मी तुजबर आतां प्रसन्न नाहीं. असें तो म्हणाल्यास, 
पाहा, :मी. येथें हजर आहें, त्याच्या मर्जीस वाटेल तसें 
त्यानें माझें करावें. २७ राजा सादोक याजकास. म्हणाला; 
तूं द्रष्टा' आहेसंना १ तूं नगरांत खुखरूप- परत जा, आणि 
तुमच्यांबरोबंर तुमेच्या दोन्ही... पुत्रांनी. म्हणजे तुझा 
पुत्र. अहीमास आणि - अब्याथाराचा... पुत्र. योनाथान 
यांनींहि जावें: २०- पाहा,  तुम्दांकडून मला कांहीं. संदेश 
येईपर्येतमी रानामध्येंःपारांनजीक :थांबतों. :२५ तेव्हां 
सादोक !व॒ अब्याथोर देवांचा कोश पर्त यरुझलेमास 
घेऊन जाऊनःतेथें राहिले. 

३०. दावीद जैतून' पर्वताचा चढावः-बहून :गेला; तो 
. रडतरडतं वर चहून :गेला; आपलें मस्तक..झाकून - तो 
अनवाणी चालला;:. त्याच्याबरोबरत्री, सवे. माणसें 
. आपलीं “मस्तके झाकून .रडतरडत: वर .चहून ..सेलीं 
* ३११. कोणीं दात्रिदास .. सांगितळें: कीं. अहीथोफेल.. हाहि 


:- बंडखोरांस' सामीलः:होऊने “ अबड्कलोमांबरोबर 'आहे:: हें. 


मसलत फोल कर: २२ :डोंगरसल्या माथ्यावर ज्याठिकाणी 
देवाची आराधना करीत. असत तेथें ..दावीद ' जाऊन 
पोहंचला, तेव्हां हूदाय.. अर्की . त्यास भेटावयास आला; 
त्याचा अंगरखा फाटलेला: होता, . व. त्याच्या' डोक्यांत 
धूळ धातळेली- होती. २२. दावीद त्यास म्हणाला, तूं 
माझ्याबरोबर 'आरास तर: मला तूं: भार मात्र होशील; 
३४: तर: तूं. नगरांत परंत जाऊन' अबझालोमास म्हण्न; 
महांराज;*मी आपला-दास होतों; पूर्वी जज्ी मीं. आपल्या 
- बांपाची* नौकरी केली तक्ली मी' आतां आपली नौकरी 
करितों; असें केल्यानें. तूं माझ्याकरिता अहीथोफेलाची 
मसलत निष्फळ 'करिशील. ३५ तेथें तुजबरोबर सादोक़ 
व अब्याथार याजक : हे असणार नाहींत काय £ जी 
कांहीं बातंमी . तुला . राजमंदिरांतून मिळेल ती: तूं 
सादोक'_ च अब्याथार याजकांसं कळीव. :३६ पाहा; 
त्यांच्यांबरोबर त्यांचे दोन पुत्र म्हणजे सादोकाचा 


पुत्र अहीमास' व अब्याथाराचा पुत्र योनाथान 
हेहि आहेत; जें कांहीं तुमच्या कानीं पडेल तें. त्यांच्या 
इस्तें मला सांगून पाठीव. :३७ तेव्हां. दाविदाचा . मित्र 
हूशय नगरांत गेला; . अबझालोमहि : यरुशलेमांत 
दाखल झाला 
- १- दावीद डोंगराच्या माथ्यावरून पलीकडे 
१६&, गेला तेव्हां त्याला मफीबोशेथाचा : चाकर सीबा 
* हा. भेटला; खोगीर घातलेलीं दोन माढवें. व 
त्यांवर दोनशें * भाकरी, खिसमिसांचे शांभर घड, 
अंजिरांच्या शंभर ढेपा व द्राक्षारसाचा एक बुधला अशी 
सामग्री - त्यांजजवळ. होती. २ राजानें सीबास विचारिले, 
यांचें प्रयोजन -.क्राय ६. सीबा म्हणाला, गाढव. राज- 
घराण्यांतल्या लोकांस. बसण्यासाठी; भाकरी भाणि अंजीर 
तरुण. चाकरांस खावयासाठीं; आशि ..क्रक्षारस. रानांत 
थकलेल्याभागलेल्यांस पिण्यासाठी आहे; २ ठाजानं..पुनः 
विचारिळें, तुझ्या :धन्याचा - पुत्र कोठें आहे ६. सीबा 
राजाला. म्हणाला, पाहा, तो यरळालेमांतच::साहिला आहे; 
आज. इक्माएल्वंशा मला आपल्या बापाच. राज्य पुनः 
देईळ .असेंः<त्याला वाटत आहे.:.४. राजा. सीक्मस 


' म्हणाला, मफीबोशेथाचें. जें कांही आहे. तें. सर्व 


तुझेंच- आहे...सीबानें म्हटले, मी प्रणाम करितों; माझे 
स्वामीराज, बजवर आपली. कृपादष्टि असावी. .. व 
..५ दावीद राजा . बहूरीम येथे पोहंचला तेव्हां 
पाहा, शोलाच्या “- घराण्यांतील , एका कुळांतला एक 
मनुष्य आला:-त्याचें नांव. दिमी निन गेरा असें होतें 
तो - शिव्याशाप. देत आला. ६ तो दावबिदावर-. व 
सवं... राजसेवकांवर धोंडे फेकू लागला; सर्व 
लोक. आणि लढवय्ये त्याच्या उजव्याडाव्या.. बाजूस 
होते. ७ दिमी. शिव्याद्याप देऊन म्हणाला, अरे खुनी 
मनुष्या, अधमा, नीघ, चालता हो;. ८ ज्या शोलाच्या 
जागीं तूं .राज्य केलं त्याच्या घराण्याच्या रक्तपाता- 
बद्दल परमेश्वराने. तुझें पारिपत्य केळं आहे, आणि 
परमेश्वराने तुझा पुत्र. अबशालोम याच्या हातीं राज्य 
दिळें आहे; पाहा, तूं रक्तपात करणारा मनुष्य आहेस, 
यास्तव तुझ्या दुष्टतेतच तू. गुरफटला आहेस. ९ सरूनेचा 


ड्ड्ट 


२ बंसुवेल 


अ० १८५९-१८ 


ह ऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑुाशवाााााा॒॒ााजबय॒॒जबाकअआ4.््स््म्म्ऑऑ5ग्््ा्ाााकाा 


पुत्र अबीशय राजास म्हणाला,- ह्या मेलेल्या कुत्र्याने 
माझ्या स्वामीराजांस शाप द्यावा काय? मला त्याच्यावर 
चाळून जाण्यास हुकूम द्या, मी. त्याचें डोकें मारितों. 
१० राजा म्हणाला, सरूबेच्या  पुत्रांनो, मला 
तुमच्याशी काय करावयाचें आहे.१ तो शिव्याशाप देत 
आहे; दाविदाला शिक्याशाप. दे असें खुद्द परमेश्वराने 
त्याला सांगितलें असल्यास तूं. हें कां करितोस : असें 
म्हेणण्यांची कोणाची प्राह्ञा आहे १ ११ मम 


दाविदार्ने अबीशय: व आपलें. संव सेवक यांस सांगि- इख्राएलांदेखत 


अबझ्ांठोम - अहीथोफेलास म्हणाला, आतां. आपण 
काय करावें याची सल्ला दे. २१ अहीथोफेलानें 
अबशालोमास म्हटलें, ज्या उपपत्नी . तुझा बाप 
भंदिरात्च्या रक्षणास ठेवून गेला आहे त्यांच्यापाशी जा; 
तुझ्या बापाला तुझा वीट आला असें सवे इस्राएल 
क्लोक ऐकतील तेव्हां. तुझ्याबरोबरच्या . सर्वांच्या 
हातांना जोर येईल. २२ अबशालोमासाठीं . राज- 
मंदिराच्या धाब्यावर एक . तंबू दिला आणि - संबे 
- अबशालोम . आपल्या .. : बापाच्या 


तळे, पाहा, प्रत्यक्ष माझा. पुत्र, माझ्या पोटचा. गोळा । उपपत्तींपार्शी. गेला. . २३.- त्या. काळी. अहीथोफेळ*:मी 
माझा जीव घ्यावयीस पाहत आहे, तर हा बन्यामिनी हे । मसलत देत असे ती. जक्षी: काय देवाजवळ :माभित 


असें करीत आहे यांत कॉय नवल! त्याच्या वाटेस जोऊं 
नका, त्याला दिव्यांशाप देऊं द्या: कारण परमेश्वरानेचं 
त्याला. सांगितलें असेल.“ १२ ,अंला होतः .असलेंटा 
उपद्रव कदाचित! - परमेश्वर. पोहील,:-- आणि '' या. 
दिब्याशापांऐवजीं :मॅला चांगला. *मोबेंदलां देईल. 
१३. दांबींद आपल्या लोकांसह” पुढे . मार्गस्थ झाला 
आणि दिमी. समोरच्या. पहाढोच्या कडेने त्यांला शिव्या 
झाप देत; थोडे मारीत व त्यांजवर धूळ उधळीत 
चालला. 
आपल्या मुकामी थकूनभागून पोहंथैलीं' व तेथें त्यानें 
विसावा घेतलां 

१५ अबझालोम सवे इस्राएह लोकांसह यसरुश- 
छेभांस आला व त्याजबरोबर अंहीथोफेलहि आला. 
१६ दाविदाचा मित्र हूशय अकी अबशालोमाकडे गेला 
तेव्हां तो त्यांस म्हणाला, राजा चिरायु होवो ! चिरायु 
दोवो ! १७' अंबशालोम त्यास म्हणला, तुझ्या मित्रावर 
अशीच का तुझी प्रीति? तू आपल्या मित्रांबरोबर कां 
गेला नांहींस १ १८ हूशा अबशालोमोस म्हणाला, नाही; 
थरमेश्वराने, आणि या लोकांनीं व. सव इस्लाएक लोकांनी 
_ ज्याची भिवड केली त्याचा मी: आहें, ब त्याच्याच 
बरोबर मी. राहणार. १९ मी नोकरी. कोणाची करणार 
त्याच्या पुत्राच्या हुजुरास राहून मीं सेवा करूं नये 
काय ६ जशी मीं तुझ्या बापाच्या: हुलुराल राहून सेवा 
केली तशीच मी तुझ्या हुलुरास राहून करभार.” २० सगं 


१४:' राजा “आपल्या बरोबरच्या लोकांसह 


लेल्या कौलाप्रमाणे . असे; दाबीद व .अबशालोस. या 

दोघांना. जी मसलत तो देत असे ती अशीच असे. 
*-5-'१ अहीथोफेल अबशालोमास म्हणाला, मला 
१ (७ परवानगी दे म्हणजें. मी यारा हजार-. पुरुष 
निकहून घेऊन रातोरात दाबिदाचा . पाठलाग 
करितों; २ तो”:थकलेलाभागठेला व कमकुवत असतां 
मी. त्याजवर छापा घाळून'त्यास घाबरें करीन; त्याच्या- 
बरोबरचे सवे लोक.- पळून जातील; आणि 'मगः-मी 
राजालाच तेवढें मारीन; :३. मी सवे लोकांस तुजकडे 
परत आणीन; 'ज्याच्यामागे तूं लागला 'आहेस त्याचा 
अंत झाला म्हणजे सर्वे. लोक तुजकडे 'फिरळेन .म्हणा- 
वयाचे; या प्रकारें. सवे लोक स्वस्थविस होतील, 
४ ही गोष्ट अबशालोमास वः: इद्लाएलाच्या सर्वे वडील 
जनांस पसंत पडली; 

५ मग अबशालोम म्हणाला, हूशय अकी यालाहि 
बोलावून आणा; त्याचें काय म्हणणें आहे तेंहि पाहूं. 
६ हूशय आला तेव्हां अबशञालोम त्यास म्हणाला, अही- 
थोफेल असुक अमुक मसलत देत आहे; त्याच्या सांगण्या- 
प्रमाणे करादे. काय: नाहीं तर तूं तरी कांहीं मसलत 
सांग. ७. हूझय. अबशालोमास म्हणाला, अदीथोफेलानें 
या प्रसंगीं तुला जी. मसलत दिली आहे ती बरोबर 
नाहीं. ८ हूशय आणखी म्हणाला, तूं आपल्या बापास व 
त्याजबरोबरच्या पुरुषांस - चांगला ओळखितोस; ते बीर 

आहेंत: नंति शकाच्या  अस्वलीची पोरं कोणी 


३४९ 


-अ> १७८-२७ 


२ झसुवेल 





नेली असतां जशी ती चवताळते तसे ते चवताळलेले 
आहेत. - तुझा बाप मोठा योद्वा आहे; तो कांहीं 
आपल्या. : ७/कांबरोबर रात्रीचा राहावयाचा नाहीं. 
९. पाहा, तो. एकाद्या भुयारांत किंवा दुसर्‍या स्थळीं 
लपून. राहिला असेल. सुरवातीला कांहीं लोक पडले 
तर अबझालोमाच्या पक्षाच्या लोकांचाच वध होत 
आहे अशी. वातो 'लोकांमध्ये पसरेल; ३० म्हणजे जो 
घैयवान आहे, . ज्याचें हृदय सिंहाच्या सारखें आहे, 
अजा. 'पुरषाचीहि गाळण उडेल कारण सर्व इंक्लाएल 
लोकांस 'अऊक आहे कीं तुझा बाप लढवय्या असूंन' त्यांज- 
बरोबरचे लोकहि वीर आहेत. ' ११ माझी तुला अश्ती 
मसलतं” अहिं* कीं दानापासून : बैर-शेब्यांपर्यतचे अवघे 
इस्राएल. लोक!” संसुद्रकिनार्‍्यावंरील रेतीप्रमाणे' अगणित 
असे एकत्र कर आणि तूं स्वतः युद्ध करावयास जा; 
१२. मगःःतो असेल' तेथें त्याजवर आपण. : एकदम 
छापा. घालू आणि - जमिनीवर दंब. पडते त्याप्रमाणे 
जपपण . त्यांच्यावर जाऊन: पटू म्हणजे त्याचा व 
... त्याजबरोवरच्या लोकांचा आपण मागमूस राहूं देणार 
नाट्री: १३ .:तो जर एकाद्या नगरांत गेला. असल्य तरं 
सके इ्लाएंह' लोक त्या नगेरास दोर डावूने ते नदींत 
ओढून राकितील; तेथें .एक खडाहे -राहावयाचा नाही. 
१४ अबशालोम व. सर्वे इत्लाए७ लोक म्हणाले, अही. 
थोफेल याच्या मसलतीपेक्षां हृशय अको याची मसळत 
बरी दिसते... अहीथोफेलाची : चांगली मसलत मोहून 
अबशालोमावर अरिष्ट आणावें म्हणून परमेश्वराने ही 
योजना केली होती... ' 

१५:, मग्र हूडयानें सादोक व: अब्याथार . याजक 
यास सांगितळें .कीं. अहीथोफरेलाने : अबशालोमास. व 
इल्लाएठाच्या वडील जनांस अज्ी'- मसलत दिली :होती; 
पण मीं अझी अक्षी मंसलते. 'दिली;-.१६ तर ठेवकर 
जासूद पाठबून दाविदास सांग कीं. आज. रात्रीं रानां- 
तील. :पारांपाश्ीं राहूं नका; कसेंहि. करून पार. उतरून 
जा, नाहीं..तर राजा व. त्याजबंरोबरचे सवे - लोक फस्त 


होतीळ. १७ योनाथान :व अहीमॉस हे एन-रोगेर येथें 
राहत होते; 'ते. शहरांत. आहेत हें:कोणास कळूंनये : - 


म्हणून एक दासी जाऊन त्यास खबर देत असे; त्यांनीं 
जाऊन : दावीद राजास हें वर्तमान सांगितलें; १८ पण 
एका पोरार्ने त्यांस पाहून अबझालोमास जाऊन सांगि- 
तले. तेंव्हा ते त्वरेने निघून. बहूरिमांतील एका 
मनुष्याच्या घरी गेले; त्याच्या चौकांत एक विहीर होती 
तौंत्र. ते- उतरले. १९. तेव्हां एका ल्लीने एक चादर 
धेळन विहिरीच्या तोंडावर पसरिली व त्यावर कांही 


| भरडलेलें धान्य पसरळें, त्यामुळें कोणाच्या कांहीं लक्षांत 


ऑल नाहीं. २० अबशालोमाचे चाकर त्या घरीं त्या 
बाईकडे आले; ते तिला म्हणाले, अहीमास व योनाथान 
कोठें आहेत £ तेव्हां त्या क्ीनें त्यांस म्हटलें, ते ओहळा- 
त्या. पलीकडे गेळे आहेत. :त्यांनीं पुष्कळ शोध केला, 
पण ते: सांपडले नाहींत, म्हणून ते परत यरुदालेमास 
ग्रेढे. २१. 'ते निघून गेल्यावर .ते पुरुष- बिहिरींतून 
बाहेर . निघ्राले;. त्यांनी जाऊन . दावीद. राजास खबर 
दिली:. ते: दाबिदास, म्हृणाळे, उठा, हा पार उतरून 
लकर ::पलीकडे' जा;. अहीथोफेलानें तुसच्याविरुद 
ब्र त्याच्याबरोबरचे सवे लोक. यार्देनेपार गेळे, सकाळीं 
ऊजाढळें तेव्हां. यादेनेच्या पलीकडे गेला : नांही. भसा 
कोणीच मार्गे. राहिळा नाहीं. २३. आपल्या मसलती: 
प्रमाणे काम झालें नाहीं हे अहीथोफेलारने पाहिलें 
तेव्हां तो आपल्या गाढवावर खोगीर घाळून आपल्या 
नगरास आपल्या घरीं गेला, आणि आपल्या घराची 
सवे व्यवस्था . लावून त्यानें. ग्रळफास घेतला; तो. मृत्यु 
पावला, व त्याला त्याच्या बापाच्या थडग्यांतू-पुरिें.. . 
.. २४ मग. दावीद..महनाइमास .गेला. इकडे अनश्ा- 
ठोम .इस्लाएल . लोकांसद्द यार्देनेपार., गेला: २५ अबशा- 
लोमार्ने : यकाश्ाच्या.. जागीं. अमासा : यास : सेनापति 
नेमिटें:. यवाबाची. आई. सर्वा हिची नाहाश म्हणून एक 
बहीण - होती; : हिच्या अबीगल * नांवाच्या कन्येपाशीं 
इय्रा नांवाचा शंक इस्चाएल पुरुष गेला होता त्याचा 
पुत्र हा. अमासा होय. २६ इल्लाएल 'ढोकांनीं व अब- 
शालोमानें गिलाद देशांत तळ दिला. 

२७. दावीद महनाइम येथें आला तेव्हां अम्मो- 


३५५० 


२ डासुवेल 





न्यांच्या राब्बांतला नाहाशाचा पुत्र शोबी व लो-दबारां- 

तील अम्मीएलाचा पुत्र माखीर आणि रोगलीम येथील 

बर्जिछय गिलादी यांनीं २८ 'दाविदासाठीं व त्याच्या 

बरोबरच्या माणसांसाठी खाटा, भांडीकुंडी, गहूं, जव, 

पीठ, हुरडा, शेंगा, वाटाणे, फुटाणे, २९ अध, लोणी, 

व॒ गाईच्या दुधाची पनीर हीं. आणिली; हे 

लोक रानांत - असून भुकेले, तान्हेळे व श्रांत -असतील 
असें त्यांना वाटलें. 

१ दाविदाने आपल्याबरोबरच्या लोकांची 

९ ८६ मोजदाद केली व. त्यांच्यावर सहस्पति व शत- 


पति नेमिले. ९;:अगः*-दाविदाते एक तृतीयांश 


लोक. -यवाबाच्या . ताब्यांत. दिळे, ; एक . तृतीयांदा लोक 
यवाबाचा भाऊ अबीशय जो सरुवेचा पुत्र होता 


त्याच्या, व बाकीचे एक तृतीयांश इत्तय गित्तीच्या' 


ताब्यांत दिळे; व॒ त्यांस युद्धास पाठविरळे, आणि 
राजाळें लोकांस सांगितलें, मीहि. अवश्य तुम्हांबरोबर 
येतों. ३ लोकांनीं म्हटलें, आपण येऊं नये; कारण आम्ही 
पळून गेलों तर त्याचें : त्यांस: कांही वाटणार नाहीं; 
आमच्यांतळे अर्धे लोक मेळे तरी. त्यांस कांहीं वाटा- 
वयाचे नाहीं; पण आपण तर... आमच्यांतल्या दहा 
हजारांच्या ठिकाणीं आहां; म्हणून “आपण नगरांत राहूनच 
आम्हांस कुमक करावी हें उत्तम. ४ राजा त्यॉस 


म्हंगाला, तुम्हांस योग्य वाटतें तसें मी करितों. मग: 
राजा. वेशीच्या बाजूस उभा राहिला, आणि 
शंभरशंभर, हजारहजार असे बाहेर निघाळे. ५ राजानें: 
यवाब, अबीशय व इत्तय यांस आज्ञा केली कीं त्या 


तरुणाशी म्हणजे अबशालोमाशी माझ्यासाठी 
सौम््यतेने बागा; राजानें अबहालोमाविषयीं आपल्या 
सरदारांस: जी. आज्ञा दिली ती सवे लोकांनीं ऐकली. 
६:या प्रकारें ते लोक इद्लौएल लोकांशीं सामना करण्यास 
रणांगणी ध्गेळे, आणि एफ़ाइमाच्या रानांत लढाईस तोंड 

, ७ तेथें दाविदांच्या सेषकांपुढें इद्चाएल लोकांचा 


मोड - झाला; त्या दिवशीं एवढा संहार झाला की वीस 
हजार' लीक कामास आले. ८ लढाई देशभर चालली; 


त्या दिवशी तरंवारीपेक्षां रानामुळेंच पुष्कळ लोकांचा 





अ० ९७२५०५३८५८ 





धुव्वा: उडाला. ९ अबशालोमाची दाविदाच्या -सेवकांश्रीं . 
अकस्मात्‌ मांठ पडली. अबशालोम आपल्या खेचरावर 
बसून चालला होता; खेचर एका मोठ्या एला: वृक्षाच्या 
दाट फांद्यांखाळून चाललें असतां अबशालोमाचें डोके 
त्या वृक्षास अडकून तो अधांतरी लटकत राहिला व तें 
खेचर त्याच्याखाळून निघून गेलें. १० हें. पाहून. एका 
मनुष्यानें यवाबास सांगितलें कीं : अबश्वालोम . एका 
झाढाला लटकत असलेला मीं पाहिला; ११ यवाबानें 
त्या खबर देणाऱ्या: मनुष्यास म्हटलें, तूं त्यास तसें 
पाहून तेथल्या तेथें मारून जमिनीवर कां पाडिलें नाहीं १ 
मीं तुला दहा रुपये .व कमरबंद दिला असता. १२ तो 
मनुष्य यवाबास म्हणाला, हजार रुपये माझ्या हातावर 
ठेविळे तरी . मी राजकुमारावर हात. टाकणार नाहीं; 
कारण. .तुमच्यांतल्या कोणींहि त्या तरुण ' पुरुषास 
म्हणजे. अंबशालोमास हात लावूं नये अशी आज्ञा 
राजाने तुला, . अबीशयास व इत्तयास दिली ती 
आम्हांस महद्रर आहे. १३ मीं हे केलें असतें तर 
मीं. आपला - जीव धोक्यांत घातला .. असता; . तुंहि 


'माझ्याविरुद. झाला असतास, कारण - राजापासून 
क्रोणतीच शोष्ट लपत नाहीं. १४ 'यबान्न म्हणाला, तुझ्या 


नादीं लागून वेळ. घालंविण्यांत कांहीं अर्थ . नाहीं. मग 
त्यानें हातीं तीन तीर घेऊन एला वृक्षावर जीवंत लटकत 


:असलेल्या अबशालोमाच्या वक्षस्थलीं ते . भोंसकिले. 
'बै'५. यवाबाच्या दहा शक्मवाहक तरुण पुरुषांनी त्याच्या- 


भोवती जमून त्याजवर प्रहार. करून त्यास ठार. केलें, 
१६ मग यवाबानें रणशिंग फुंकिलें तेव्हां लोक इत्ना- 
एलाचा पाठलाग करण्याचे सोहून परतले; कारण 
यवाबानें लोकांची गय केली. १७ तेव्हां लोकांनीं . 
अबशालोमास खालीं काढून वनांतल्या मोठ्या खाद्यांत 
टाकिले व त्याच्यावर: घोड्यांची एक मोठी रास केली; 
मग सवे इद्लाएळ लोक पळून आपआपल्या डेऱ्यांकडे 
गेले. १८ आपलें नांव चालविण्यास कोणी पुत्र नाहीं 
हॅ लक्षांत आणून अबशालोमारने आपल्या हयातींत एक 
मनोरा उभारिला होता, तो राजाऱ्च्या खोऱ्यांत: आहे. 


.त्या' मनोऱ्यास त्यानें आपलें नांव दिलें; .झाजपॅर्यंत 


-३े५१ 


अ० १८४१८१५९४६ 


२ शसुवेल 





त्यास अबशालोमाचा स्मारकस्तेभ म्हणत. आले. आहेत. 

१९ सादोकाचा पुत्र अहीमास म्हणाला कीं परमे 
श्वराने. आपल्या शात्रंचे पारिपत्य केलें आहे, तर 
आतां. घाबत जाऊन ही खबर राजाला देऊं द्या 
२० यवाब त्यास म्हणाला, आज ही खवर घेऊन जाऊं 
नको; दुसऱ्या एखाद्या दिवशीं ती घेऊन जा; पण आज 
ती नेऊं नको; कारण राजाचा पुत्र मृत्यु पावला आहे. 
२१ नंतर यवाब एका कूझी मनुष्यास म्हणाला, तूं जें 
कांहीं पाहिळें तें जाऊन राजाला सांग. तेव्हां तो कूश्ी 
यवाबास नमन करून धावत गेला. ' २२. सादोकाचा पुत्र 
अहीमास पुनः यवाबास म्हणाला, कांही होवो. पेण 
भलाहि कूक्षीच्या मागोमाग दौड करू दे. यवाब 
म्हणाला, माझ्या मुला, इनाम .. मिळण्याजोगी खंबर 
कांही. तुजपाशी नाहीं, “तर कां दौड करितोस १ 
२३ तो" म्हणाला, कांहींहि होवो, मळा घावत जाळं. दे. 
त्यानें : त्यास म्हटलें, घाव. तेव्हां अहीमास दोड -करून 
मैदानाच्या वाटेनें कूशीच्यापुढें निघून गेला. 

२४ दांबीद वेशीच्या दोन्ही दरवाजांच्या दरम्यान 
बसलाः होता, आणि पहारेकरी वेज्ीवर चहून तटावर 
गेला होता; त्यानें दूर नजर करून पाहिलें तों “एक 
मनुष्य :एकटाच दौडत येत. आहे. असें त्यांच्या, देंटटीस 
पडलें. २५ पहारेकऱ्यानें पुकारून, राजास तें: सांगि. 


तळें. तेव्हां. राजा म्हणाला, तो. एकटाच येत असडा | :: 
- ऐकल्यामुळे. त्या दिवशींचा तो विजय सर्वे लोकांस 


तर तो काही तरी खबर घेऊन येत आहे: इंतक्यॉत 


तो मनुष्य घाबत धावत जवळ येऊन पोहचला. 


२६ पहारेकऱ्यानें दुसरां एक मलुष्य घावत येतांना 
पाहिला; तेव्हां त्यानें वेसकऱ्यास हाक मारून सांगि- 
तें, पाहा, आणखी एक मनुष्य एकटाच दौडत येत 
आहे. राजा म्हणाला, तोहि काँही खबर आणीत 
_ असावा. २७ पहारेकरी म्हणाला, पहिल्याची दौड 
सादोकाचा पुत्र अहीमास यत्च्या दौडीसारखी आहे 
असें मला वाटतें. राजा म्हणाला, तो भता मनुष्य आहे, 
त्यार्ने कांहीं चांगली खबर आणिली असावी. २८. मग 
आहीमासारने येऊन. महाराजांचे क्षेम असो असें म्हटलें, 

जमिनीपर्यंत लवून राजास सुजरा केल्य व म्हटलें 


आपला देव परमेश्वर धन्य आहे, त्यानें माझ्या त्वामी- 
राजांवर हात उचलणाऱ्या मनुष्यांस आपल्या काबूंत दिलें 
आहे. २९ राजानें विचारिठें, तरुण अबशालोम खुशाल 
आहे ना ! अहीमास म्हणाला, यवाबानें एका सेवकास 
क आपला दास जो मी त्यास पाठविलें तेव्हां माझ्या दृष्टीस 
मोठी गर्दी पडली, पण काय झालें तें मला कळलें नाहीं. 
३० राजा त्यास म्हणाला, बाजूस सरून येर्थे उभा राहा. 
तेव्हां तो बाजूस होऊन तेथें उभा राहिला. ३१ इत- 
क्यांत॑ कूझीहि येऊन म्हणाला, स्वामीराजास म्रीं खबर 
आणिली आहे; परमेश्वराने. आज न्याय करून आपल्यावर 
उठलेल्या सर्वांच्या हातून - आपला 'बचाघ केला आहे. 
३२ राजाने कूज्लीस विचारिठे, तो तरुण अबझालोम 
खखेरूप आहेना ८ कूशी म्हणाला, माझ्या स्वामीराजांचे 


त्र व जे कोणी आपली हानि करावयास उठतील त्यांचें 


त्या तरुणासारखें होवो. ३३ तेव्हां. राजा फार गहिव- 
रला. आणि वेशीवरल्या कोठडीत जाऊन रडला; 
जातांजातां त्याने हे उद्गार काढिले : माझ्या पुत्रा 


'अथशालोमा ! हाय रे हायं ! माझ्या पुत्रा ! माझ्या पुत्रा 
-अबेशालोमा ! तुझ्याबद्दल मी मेलो असतों तर बरें होतें. 


रे ! अबशालोमा ! माझ्या पुत्रा ! माझ्या पुत्रा ! 
- १ अबशालोमासाठीं राजा विलाप करीत आहे 
जेर. असें यवाबाच्या कानीं आलें. २ राजा आपल्या 
पुत्रासाठी दुःख करीत आहे असें लोकांनी 


शोकरूप झाला. २ युद्धांत पराजित होऊन लेने 


:तोंड लपवितात त्याप्रमाणे लोक लपतछपत नगरांत आले. 


४. सजा आपलें सुख झाकून मोठा विलाप करून 
म्हणाला, हाय रे ! माझ्या पुचा अबशालोमा ! अबशा- 
लोमा ! माझ्या पुत्रा ! माझ्या पुत्रा ! ५ यवाव घरांत 
राजापाशीं जाऊन म्हणूं लागला, आपल्या सेवकांनी आज 
आपला, आपल्या पुत्रांचा, कन्यांचा, पत्नींचा आणि आपल्या 
उपपत्नींचा प्राण बांचविला आहे; त्या आपल्या सेवकांचे 
तोंड आपण आज काळें केलें आहे. ६ आपण आपल्या द्वेष्यां- 

प्रेम करितां आणि आपणावर प्रेम करणार्‍यांचा द्वेष 
करितां. आपण आज असें प्रकट केळे आहे कीं सरदार व 


२५२ 


- अ» ९६-३७. 


स पीक आपणाला कांहींच नव्हत; अबशालोम जीवंत्र. : परतून यादेनेपवत आला आणि यहूदी यादन नदीच्यो 
झमहिला -असता “आणि आम्ही सवे मेलो असतों तद ' अळीकडे राजास घेऊन येण्यासाठी 'मिल्गाल येके 
आपणाला बरें वाटलें असत्तें असें मठा. आज समेजुनं | साभोरे गेले... 
आलें -आहे. ७ तर आतां *उठून बाहेर जा आणि | ' १६ यहृद्यांवरोबर बहूरीम येथील बन्यामिनी. विभी 
आपल्या. सेवकांचे समाधान करा, . नाहींतर मी परमे- | बिन गेरा .हाहि त्वरा करून दावीद राजास:-सासोर 
श्वराची शपथ घेऊन सांगतों कीं आपण बाहेर न गेलां | गेळा... १७. त्याजबरोबर एक हजार . बन्यासिभी 'पुरुष 
तर॒आज रात्री आपणाजवळ. एकसुद्धां मनुष्य राहाव: | होते;:: त्याप्रमाणेंच शरोल “घराण्यांतला सेवक सीवा हा 
यांचा नाहीं; आणि, बाळपणापासून' ओढवले नाहीं ; आंघळे ' पंधरा .: पुत्र व वीस चाकर ॒ यांख॑ घेऊन 
असलें संकट आपणावर ओढवेल.. ८ तेव्हां राजा उठून । तेथें. आला; ते राजापुढें यादेनेच्या पलीकडे . पायी गेळे.. 
वेशींत. जाऊन बसला. राजा वेशींत बसला. आहे हें . १८ राजाच्या घरची . माणसें. आणण्यासाठी व त्याला 
सवे लोकांस कळलें तेव्हां सर्वे लोक राजासमोर आले.  । तिचा वाटेल. तसा उपयोग -करण्यासाठीं एक नाव.तेथें 

इकडे इद्लाएहछ लोक आपल्या -डेऱ्यांकडे.-पळून गेले. | ठेविली होती. राजा यार्देन , उत्तरून जाण्यास - आला 
- ९ इस्ाएलाच्या सव वंश्यांतल्या ळोकांचा आपसांत वाद । तेव्हां येराचा पुन्न शिमी. त्याच्या पाया..५डून म्हणाला, 
चालला. होता; ते म्हणू. -लागरळे कीं राजाने, आम्हांस ! १९ माझ्या. स्वामींनीं. माश्वा::अपराध जमेस धरूं नये; 
आमच्या शत्रूंच्या. हातांतून . सोडविळें, पलिष्ट्यांच्या ज्या दिवशीं. माझे. .स्वामीराज यसरुदाठेम< सोडून 








- हांतांतन आमचा बचाव .. केला; पण आतां तो 
अबशालोमाच्या भीतीने. देश सोहून पळून गेठा. आहे. 
१० आपण अबशालोमास राज्याभिषेक. केला, .पण 
तो युद्धांत पडला;. तर आतां..राजाला .परत . आणण्या- 
विषयीं तुम्ही कांहीं बोलत नाहीं हें काय £ 9 

११ मग दावीद राजाने सादोक व अब्याथार 
याजकरांस सांगून पाठविळें .कीं यहूदी. वड़ीळ जनांस 
सांगा, राजाला मंदिरांत परत न्यावे असें इस्राएल 
लोकांचें बोलणें चाललें. आहे, . हें राजाच्या कानीं 
आलें आहे, तर राजास त्याच्या मंदिरांत. : नेण्याच्या 
आबतींत तुम्ही सर्वांच्या मागें कां. राहतां १. १२ तुम्ही 
तर माझे भाऊबंद, माझ्या 'हाडामांसाचे आहां, तर 
राजाला परत घेऊन जाण्याच्या. कामी तुम्ही सर्वांच्या 
मागें कां£ १३ अमासाला सांग्रा कीं तू तर माझ्या 
हाडामांसाचा ना £ तू यवाबाच्या ठिक्राणीं कायमचा 
सेनापति झाला नाहींस तर देव साझें. त्या मानानें वः 


त्याहूनहि अधिक पारिपत्य करो. “१४ या प्रकारें ः 


यहूदाच्या. डोकांस एकदिळ करून त्यांचीं मनें.. वळ 

विली; त्यांनीं - राजाकडे सांगून पाठविलें कीं आप्रण आपळे 

सवे सेवक - घेऊन -माघारीं या 
२३ 





१५ राजा मागें! 


निघाळे. त्या दिवशीं आपल्या दासानें दुष्टपणाचें वर्तन 
केलें त्यल्वें स्मरण करून महाराजांनीं त्याबद्दल विषाद मानूं 
नये. २० आपल्या दासार्ने अपराष केला आहे हें आपला 
दास. जाणून आहे; म्हणून पाहा, आज: माझ्या. 
स्वामीराजांच्या भेटीस्तत अवघ्या... योसेफ : घराण्यांतूनं 


' मील्व पहिला आर्लो. आईहे. :२१ सखूवेचा- पुत्र अनीशय 


म्हणांला, शिमीरने.,. परमेश्वराच्या अभिषिक्तास शाप 
दिला. तर त्याचा . कध करूं नये काय? २२ दावीद 
म्हणाला, सरूवेच्या -पुत्नांनो; मला तुमन्याशीं काय कतेब्य 
आहे .१- कारण..आज. तुम्ही माझे विरोधी झालां आहां. 
इल्लाएलांतल्या कोग्राचा -आज वघ करावा काय? आज 
मी..इन्नाएकाचाः सळ: आहें हें सत्र कळत. नाहीं काय 
२३.मय.. राजा: करिसीसर-तदसाला; - दे... प्राणास: सुकणाई- 
नाहींस;:राजानें .त्याजशीं आहभाक केली. 

२४:कौलाचा.. नातू .मफीबोळ्येय हा..राजाच्या. मेटीस 


अ० १९:२९५-२%८:३ 


_ २'डोमुवेल 





७७०७०० मजबरोबर कां भाला. नाहींस र॑ २१६ 'तो' म्हणाला 
माझे. स्वामीराज, ' माझ्या सेवकाने" मला फसविले; 
आपला दास पंगु आहे म्हणून आपल्या दासानें विचार 
केला कीं मी आपल्या गाढवावर खोगीर 'घाडून त्यावर 
स्वार होऊन महाराजांकडे जावें. .२७ माझ्या सेवकाने 
माझ्या स्वामीराजांपा्शी माझी चहाडी'- केली आहे; पण 
माझे 'स्त्रामीराज देवदूतासारखे आहेत; आतां आपल्या 
मर्जीस ओेईल तसें करा. २८ माझ्या बापात्ये सवे वराणे 
आपल्यासमोर मृतवत. होतें, तरी आपण आपल्याऱ्दांसाची 
आपल्या . पंक्तीसं.:बसंगार्‍्यांमंध्यें नेमणूक केली; महाराआां- 
जवळ - आणखी दाद मागावयाचा मला काय हॅक आहे £ 
२९.राजा त्यास म्हणाला, तू.. आपल्या गोष्टी. पुनः कां 
काढतोस !-आझी. आंद्ञा आहे कीं तूव सीबा जमीनं 
वांदून ग्या. “३० भफीबोळेथ :राजांस म्हणाला, - माझे 
स्वामीराज', सुखरूप आपल्या. मंदिरी आले आहेत, तर 
सीबासच ती सर्व जमीनघेऊंद्या. - । 

: ३१ मम बजिल्य गिलादी हा रोगलोम येथून आला 


- _ आणि राजांस यांदेनेपार पींचविण्यासाठीं त्याजबरोबर 


नदी. उत्तखून ..गेळा. ९२ बर्जिळ्य फार 'वयातीत 
होता; त्याचें 'बंय ऐशी वैर्षाचे होतें. राजा महनाझ्मं येथे 
तळ : देऊन शहिला- होताः तेव्हां बार्जेळ्याने त्यास अन्न- 
पाणी . पुरविें - हीते; तो फॉर मोठा . मनुष्य - होता 
३३ राजा बर्जिक्यास म्हणाला, 'माझ्यांबरोबर चेल; मी 
तुला यर्शलेमोस आंपल्याजक्ळ' देवून तुझें पालभपोषण 
करीन. २४ बर्जिल्लेय राजांस मंदंगाला,; माझ्या आयुष्याचे 
आतां किंती दिवस उरले आहेत कींः मीं 'महासंजां. 
बरोबर यस्दलेमास जावें ९ रेप आर्ज मीं ऐशी वर्षांची 
आहें;. या' वयांत . मला बऱ्यावाइटांचा भेद कार्यं संम. 
जणार १ आपला दास जें काही खातोपितो त्याचा स्वाद 
त्याला कळतो? काय ! माणारांचा व गाणारणींचा शब्द 
मला ऐकूं येंतो. काय £ तर आपल्या दासानें माझ्या 
स्वामीराजांस भार कां व्हावें: २६ आपला दासं- राजा 
' बरोबर फक्त यादेनेपार येत आहे; महाराजानी माचा ऐवढा 
भोठा मोबदला मला काय म्हणून द्यावा £ ३७ आपल्या 


दासास परत जाऊं द्या. म्हणजे माझ्या स्वतांच्या गांवीं 


माझ्या  आहेबापांच्या कबरस्तानाजवळ : मी मरेन; 
फ्थ॑ आयला दास किम्दाम हा हजर आंहे. त्याला माझ्या 
स्वामीराजांबरोबर पलीकडे जाऊं द्या; मगं आपणाला वाटेल 
तें. त्याचें करा. ३८ राजा म्हणाला, किम्हामानें मज- 
बरोबर पंलीकडे - यावें; तुला बरें वाटेल असें मी त्याचें 
करीन; तूं जें कांही मला सांगशील तें मी तुजसाठी 
करीन. २९ मग सारे लोक यादेंनेपलीकडे गेले; 
राजाहि पलीकडे गेला; राजानें बर्जित्र्याचें चुंबन घेऊन 
त्याचें अभीष्ट चिंतिलें; आणि तो स्वस्थांनीं परत गेला. 

४० या प्रकारे राजा नदी उतरून गिल्गालास 
गेला; किम्हामहि त्याजबरोबर गेला, यहूदाचे सव 
लोकं व अर्धे इक्लांळ लोक राजाला पलीकडे घेऊन 


 गेळे. ४१ तेव्हां सवे इस्राएल येऊन रांजास म्हणं 


ठोंगेले, आमचे बांधव यहूदांचे लॉक हे आपणाला चोख्न 


: छपवून घेऊन आले; महाराजांला, त्यांच्या परिवाराठा द 


त्यांच्या सवे लोकांना यार्देनेपार आणिठे' असे कॉ १ 


४२ तेव्हां सवे यहृद्यांनी इस्लाएल ' लोकांस उत्तर दिलें, 
| महाराज आमचे 'जवळचे आप्त आहेत, 'तर तुम्ही योबद्दळ 
' काँ रुसतां £ आमच्या  खाण्यांपिण्याबद्दल महाराजांला कांडी 


खर्चे झाला आहे काय! त्यांनीं आम्हांला कांही इनाम 
दिलें आंहे काय£ ४३ इंद्लाएल लोक यंहूत्यांस म्हणाले 
महाराजे दहा हिस्ांनीं आमचे आहेत; तुमंच्याहून आमचा 
दाविदावर जास्त हक आहे; तर तुम्ही आम्हांला तुच्छ 
समजून आमच्या महाराजांठा ' माघारी आणण्यापूर्वी 
आमचां सल्ला ऐका घेतला नाहीं? इस्राएल लोकांच्या 


. भाषणापेक्षां यहूदी लोकांचें भाषण कंठोरपणाचें होतें. 


१ बन्यामिनी बिक्तीचा पुत्र शबा हा 

२० एक अधम मनुंष्य होता; त्यानें रणशिंग फुंकून 

म्हटलें, दाविदांकडे आमचा कांहीं विभाग 

नाहीं; इशायपुत्राकडे आमचा कांहीं वतनभाग नाहीं; 

इस्राएल्हो, आपआपल्या डेर्‍यांची वाट वरा. २ तेव्हां 

संवे इस्वाएह लोक दाविदाला सोडून देऊन बिक्तीचा 

पुत्र शवा याच्याभागून गेले; पण यार्देनेपासून यस्दा- 
महूदी लोक आपल्या राजास धरून राहिले. 

३ दावीद यर्ठालेम. येथें आपल्या मंदिरांत आला 


३५४ 





आणि ज्या दहा उपपत्नी राजमंदिराच्या संरक्षणासाठी 
त्यानें ठेविल्या होत्या त्यांस . त्यार्ने अटकॅत ठेवून 
त्यांच्या उदरनिर्वाहाची तरतूद केली; पण त्यानें त्यांशी 
समागम केला नाहीं. त्या आमरण वैधव्यदर्दोत तशाच 
अटकेंत राहिल्या. 

४ मग राजा अमासाला म्हणाला, तीन दिवसांच्या 
आंत बहूदा वंशाचे लोक जमा कर आणि तूंहि 
हजर हो. ५ अमासा यहुदा वेशाच्या लोकांस 
बोलावण्यास गेला, ५ण' नेमून दिलेल्या मुदतीबाहेर 
त्यास विलंब लागला. ६ तेव्हां दावीद अबीशय यास 
म्हणाला, आतां. बिक्रीचा पुत्र शबा हा अबशालोमा- 
पेक्षां्हिें आमची अधिक खराबी. करणार; तर तूं 
आपल्या स्वामीचे लोक बरोबर घेऊन त्याचा .पाठलाग 
कर,. नाहीं. तर तो लटबदी नगराचा आश्रय करून 
आमच्या दृष्टीआड लपून राहावयाचा. ७ तेव्हां 
यवाबाचे सैनिक, करेथी व पलेथी व सर्व शर वीर 
अबीदयामागून गेळे; बिक्रीचा पुत्र शबा याचा पाठलाग 
करण्यासाठीं ते यरुकालेमांतूत बाहेर पडले. ८ ते 
यिबोनांतल्या मोठ्या शिळेपा्शी जाऊन पोहचले तेव्हां 
अमासा त्यांस येऊन भेटला. यवाबानें आपल्या अंगांत 
चिलखत घातलें होतें आणि वरून कमरबंद कसलेला 
असून म्यानांत धातलेली एक तरवार कमरेस. .लटका- 
बिली होती, तिचे म्यान निघून ती खालीं पडली. 
९. यवाबाने अमासाला विचारिलें, बंधो, तूं खुशाल 
आहेस नो? असें म्हणून. यवाबानं चुंबन घेण्याच्या 
मिषाने अमासाची . दाढी उजव्या हातानें. धरिली. 
१० यवाबाच्या हातीं असलेल्या .तरवारीकडे अमासाचें 
लक्ष गेलें नाहीं; त्याने अमासाच्या पोटांत. ती 
भोसकून त्याचीं आंतडीं,. जमिनीवर पाडिलीं; त्यानें 
त्याला पुन: वार केला नाहीं; तेवढ्यारनेंच त्याचा प्राण 
गेलो. मंग यवाब व त्याचा  भाऊे अनबीशय यांनीं 
* निक्नीचा पुत्र शा याचा. पाठलाग केला. ११ यवाबाच्या 
त्या मंडळींपैकी एक जण अमासापाशीं राहून 
म्हणाला, जो कोणी. यंवाबाच्या पक्षाचा व दाविदास 
अनुकूल असेल. त्यानें यवाबामागून जावें: १२ अमासा 


स्तब्ध उभे आहेत अर्से त्या मनुष्याने पाहि. तेञ्दा 


नेटें; तेथेंहि जो येतो तो स्तब्घ' उभा सखह्ती 'असें 
पाहून त्यानें त्याच्यावर एक वक्त टाकिले. १२. त्यास 
सडकेवरून काढून नेल्यावर सवे लोक. बिक्रीचा . पुत्र 
शबा याचा पाठलाग करण्यासाठीं यवाबाच्या मागून गेले. 
१४ नंतर यवाब इस्राएली वंशांच्या लोकांतून जाऊन 
आनेंल व नेथ-माका येथपर्यंत गेला व बेर्‍यांच्या स्व 
प्रदेशांतून गेला; मग तेहि एकवट होऊन त्याच्या मागून 
गेळे. १५ मग त्यांनी बेथ-माकाचें आबेल येथें शबा 
यास घेरिले, आणि नगरासमोर त्यांनीं मोचे लाविले; 
तो बाहेर कोटाशीं होता. मग. यंवाबाबरोबरचे सवे 
लोक तट पाढण्यासाठी त्यावर आधात करू लागले. 
१६ तेव्हां नगरांतूम एका झहाण्या बाईने हाक मारून 
म्हटलें, ऐका हो, ऐका; यवाबास सांगा, अमळ जवळ 
ये, मला कांहीं तुला सांगावयाचें आहे. १७ तो तिःच्या- 
जवळ गेला तेव्हां त्या लीने विवारिळें, यवाब तो तूंच 
काय ६ तो म्हणाला, होय, मीच तो. मग ती त्यास 
म्हणाली, तुझ्या . दासीचे म्हणणे ऐक. तो म्हणाला, 
सांग, मी. ऐकतों.. १८ ती म्हणाली, आचीन काळीं लोक . 
म्हणत कीं मसलत विचारावयाची तर ती आबेल 
नगरांत. विचारावी, व असें केलें म्हणजे झालें. 
१९. झांतिम्रिय व विश्वासपात्र अशा इल्लाएलांपैकी मी 
आहे; तै. इस्ाएलांतल्मया एका मातृनगराचा नाश करूं 
पाहत आहेस; परमेश्वराचे वतन तं. कां म्रासू पाहतोस १ 
२० यवाब . म्हणाला, मीं तें प्रासून . टाकावे अथवा 
त्याचा . बिध्वंस करावा ही गोष्ट मजपासून-. दूर्‌ राहो, 
अगदीं दूर राहो. २१ हा प्रकार कांहीं तसा नव्हे; 
एफ्राईम डोंगरांतल्या दबा बिन बिक्री नांवाच्या एका 
मनुष्याने दावीद राजावर हात उचलिला आहे; तेवढा 
माणूस:“आक्लेंध्या. स्वाधीन करा म्हणजे मी भगर सोडून 


"जाईन: ती- स्त्री “यंवाबांस>म्हणाली, त्या मंनुध्याचें शिर 


तटावरून तुजकवे' “फेकू. ररल्मगल्या- लीने ही आपली 


: इहाणपणाची मसलत सर्व ठोकीपुढें. मांडिली. तेव्हां 


३५५ 


'अनमस्वळ्राह 


अ० २०:२२-२१५१५ 


२ झहुवेल 





त्यांनी. निकीचा :पुत्र शथा याचे. विर छेदून *यवाबाकडे 
केंकून दिलें. यंबाबाने. रणशिंग. वाजविळें आणि सवे 
लोक . नगराजवळून. पांगून -आपआपल्या. डेर्‍यांकडे गेले; 
आणि गत्राब यरडालेंमास राजाकडे परत गेला 
२३- यवांब' इस्नाएलाच्या सवे सैन्यावर होता; 
यहोयादाचा पुत्र बनाया हा करेथी व पलेथी यांजवर 
होता; २४ . अदोसम वेठबिमारीवर . होता; _अही- 
ळदाचा -पुत्र. यहोशाफाठ हा . अखबारनवीस : होता; 
२५ झाबा.. चिटणीस होता; सादोक - वः अब्याथार 
हे. याजक :होते; - २६.:आणि: याइरी हेरा. दाविदाचा 
एक मुख्य मंश्नी होता र. जी 
*: १ दवाविदाच्या कारकीदीत लागोपाठ तीन 
२२% वर्षे दुष्काळ पडला; तेव्हां दाविदानें परमेश्वरा- 
- संमोर जाऊन प्रश्न केला... परमेश्वराने उत्तर 
दिलें, झील व त्याचें खुनी. घराणें . यांच्यामुळे हा 
दुष्काळ . पडला आहे, कारण त्यार्ने शिबोनी' ' लोकांचा 
संहार “केला. २ राजार्ने गिबोनी “लोकांस. बोलावून 
त्यांशीजोलणें .केलें. (.ते गिंबोनी लोक: इद्लाएल लोकां- 
येक्रती नंसून अवश्षिष्ट .:अमोऱ्यांपैकीं  'होते; इस्चाएरू 
लोकांनीं. त्यांच्याशीं शपथ... वांहूंन.. करार केला “होता; 
पण - इल्लाएल लोक व यहूदी ' लोक यांच्या अभिमानो- 
स्तव॒ शौलानें गिबोनी लोकांचा :संहार करण्याचा 
प्रयत्न केला होता. ) -२ दाबिदानें गिबोनी: लोकांस बि'चॉ- 
रिलें, तुमच्यासाठी मी:काय कह १ असें कोणत्या प्रकारचें 
प्रायश्चित्त मी: कक कीं जेणेकरून सुम्ही “परमेश्वराच्या 
वतनांचें.. .असोष्ट चिंताल; ४ .गिबोनी लोक - त्यास 
म्हणाळे, शौल:-व त्याचें घराणें: यांशी आमची सोन्या 
स्प्याविष्यींची:: कांहीं . गोष्ट ' नाहीं; तसेंच कोणा- इत्लाएल 


पुरुषास जिवे मारावयाचें आम्हांस प्रयोजन नाही. तो| 


त्यांस म्हणाला, : तुम्ही सांगाल ते मी तुमच्यासाठी 
करीन. ५ ते राजास म्हणाले, ज्या पुरुषाने आमचा नाश 
केला. आणि आमचा निःपात व्हावा. आणिः-इखाएल 
होतें, ६ त्याच्या वंशांतळे सात. जण आमच्या हातीं द्या, 
म्हजे परमेश्वराने... निवडिळेल्या शौलाच्या गिब्यांत 


परमेश्वराप्रीत्यथ आम्ही - त्यांस फाशी देऊं. राजा 
म्हणाला, मी त्यांस तुमच्या हातीं देतो. ७ दावीद व 
शौळाचा. पुत्र योनाथान यांची परमेश्वराच्या नांवाने 
आणभाक झाली होती म्हणून शौलाचा नातू योनाथानाचा 
पुत्र मफीबोशेथ याची राजानें ग्य केली; ८. पणं 
अय्याची कन्या रिस्पा हिला शौलापासून अरमोनी व . 
मफीबोझेथ असे दोन पुत्र झाळे होते ते आणि 
शौलाची कन्या मीखल. हिला महोलाथी येथील बर्जिक्रय 
याचा पुत्र अंद्रीएह याच्यापासून पांच पुत्र झाले 
होते त्यांस पकडून ९ राजानें गिबोनी लोकांच्या. हवाली 
केलें; त्यांनीं त्यांस डोंगरावर परमेश्वरासमोर - फाथीं 
दिलें. त्या .  सातांचा एकदम - निःपात झाला; त्यांस 
ठार मारिले. ते दिवस हंगामाचे. -होते, ते जवाच्या 
हंगामाचे *पंहिळे दिवस होते. . १० मग अगय्याची 


कम्या रिस्पा ही हंगामाच्या सुरवातीपासून आकाशां- 


तूत त्या. शवांवर प्जेन्यव्ृष्टि होईपर्येत त्या खडकावर 
गोणपाट पर्सरून . बसठी; दिवसां आकाद्यांतळे पक्षी 
व रात्रीं वनपक्षु यांस तिनें त्या शवांस श्रिवूं दिठें 
नाहीं. ११ अय्यांची कन्या वे शौलाची उपपत्नी जी 
रिस्पा हिने. हे असें केलें म्हणून कोणीं दाविदाच्या 
कानावर घोले, *१२. तेव्हां दाविदानें जाऊन शौल व 
त्यांचा, पुत्र योनाथानं यांच्या -अस्थि याबेश-गिलाद 
येथल्या : लोंकांकडून “ आणिल्या. पलिष्टी.. लोकांनीं 
गिलंबोवाच्या डोंगरावर शौलाचा वथ केला तेव्हां त्यांनी 
बेथ-शानच्या.- चवाठ्यावर. त्यांस रांगिळें . होते, तेथून 


: त्यांची“ शवे :त्या लोकांनी चोरून आणिलीं होतीं. 


१२३- त्यानें तेथून शोल व त्याचा पुत्र योनांथान यांच्या 
अंस्थि आणिल्या; तसेंच झ्यास काशी दिलें होतें 
त्यांच्याहि अस्थि लोकांनी जमा केल्या. १४ झोल व 
त्याचा पुत्र योनाथान: यांच्या अस्थि बन्यामीन प्रदेशां- 
तील सेला येथें शोलाचा बाप कीश याच्या थडग्यांत 
त्यांनीं पुरिल्या; दाविदाच्या आद्चिप्रभार्णे लोकांनीं सर्व कांहीं 
केठें. त्यानंतर देशासाठी केलेली प्रार्थना देवाने. ऐकली. 


* > १५ पलिष्टयांनी इस्राए लोकांशी पुनः युद्ध केलें; | 


तेव्हां दावीद आपले सैनिक बरोबर घेऊन पलिष्ट्यांशी 


- ३५६ 


२ झेलुवेठ 


-.. ळढला; त्या प्रसंगी दावीद थकून गेला. १६ तेव्हां 


रेफाडे वंशञांतला इदबी-बनोब म्हणून एक इसम होता, | 
त्याच्या भात्याच्या फलकाचें वजन तीनर्दो जेकेल | 


पितळ भरलें; त्यानें नवी तरवार कमरेस. बांधिली 
-. होती; . त्यानें . दाबिदास मारावयाचा बेत. केला; 
-... १७ पण संरुवेचा पुत्र अबीदाय यानें दाविदाचा बचाव 


. केला; त्यां पलिष्टयास त्याने ठार मारिलें.. मग दाविदाच्या- 


लोकांनीं त्यास. शपथ घाळून सांगितळें कीं पुनः आपण 


आम्हांबरोबर लढाईस येऊं नका; इस्राएलाचा दीप आपण 


मालवूं नये. 

१८ यानंतर पलिष्टयांशीं गोब येथें पुनः युद्ध झालें, 
त्या समयीं हूशाथी सिन्बखय यानें रेफाईे वंश्यांतला 
सफ यास जिवें मारिले. १९. .गोब. येथें पलिष्टयांशी 
पुनः युद्ध झालें तेव्हां बेथलहेम येथला यारे-ओरगीम 
याचा पुत्र एलहानान' यानें गथात्वा : गल्याथ याचा 


वध केला; त्याच्या भाल्याची काठी साळ्याच्या तुरीएवढी ।. 


होती. २० गथ येर्थे पुनः युद्ध झालं तेव्हां तेथें रेफाडे 
वंश्ांतला एक मोठा धिप्पाड पुरुष होता, 
प्रत्येक हातास व पायास सहासहा अशीं एकंदर 
चोवीस: बोटें “होतीं. २१ 'त्यारने इस्राएलाची अवहेलना: 
केल्यावरूनं दाविदाचा भाऊ 'शिमी यांचा : पुत्र योनाथान 
याने त्याचा वध केला. २२ हे. चार पुरुष गथ येथें 
रेफाईला झाले. होते; ते दाविंदाच्या व॑ त्याच्या लोकांच्या 
हातानें पडले. 

१ परमेश्वराने दाबिदास. त्याच्या सर्वे शत्र- 


पासून .व शोलाच्य . हातांतून . सोडविळें त्या 
समयीं त्यानें परमेश्वराला हे कवन. 'गाईलें. । 


- '२.तेम्म्हणाहो पना त. 1 टया य तळे 





१..अथषार 'जल्याथ याच्या भावाचा (4 
२०:५ पाहा) वी 


त्याच्या !. 





भ० २१११५-३४५१% 





माझा उंच बुरूज, माझें शरणस्थान. आहे; 
भाझ्या उद्धारकर्त्या,. घातापासून : तूं - मला र॒क्षितोस. 
४ स्तुतिपात्र परमेश्वराचा मी-धावा करितो, -:. . 
तेव्हां शत्रूंपासून माझा बचाव होतो:... . - 
५ सृत्युतरंगांनी मला वेष्टिळें, : व 
अधमांच्या पुरानी मला.घाबरे केलें. -. . 


, ६ अघोलोकाच्या बेघनांनीं मस्त, घेरले 


सृत्युपाश मजवर आले. : . 

७ मीं आपल्या संकटांत परमेश्वराचा घावा केला. 
माझ्या देवाला मीं झंक मारिली. 
त्यानें आपल्या मंदिरांदून-माशी वाणी ऐकली,. . 
माझी हाक त्याच्या कानीं गेली. 

८ तेव्हां प्रथ्वी. हालली- व कांपली 

* आकाशाचे पाये डळमळले 
त्याला झोके बसले, कारण तो संतप्त झाला होता. 

९ त्याच्या नाकपुण्यांतून धूर निघत होता. 
त्याच्या मुखांतून भाम निघून प्रासीत चालला होता. 
त्यामुळें निखारे “धगधगत. होते. 

१० तो आकाश लववूर्म'खालीं उतरला; : -- 

त्याच्या:पा्याखालींः निबिड-अंघकार होता. 


,११ तो करूबारूढ होऊन उडाला, 


वायूच्या पंखांवर तो सृष्टीस पडला. :.... 


,१२ त्यानें आपल्याभोवती जलसंचय 


आणि अंतराळांतील अति घन मेघ _..... . 
यांच्या अंधकाराचे मंडप आपल्यासभोंवारं-केले. 
१३ त्याजपुढील तेजांतून निखारे धगधगत होते. 
१४ परमेश्वरातते. आकाद्यांतून गरजेना केली, 
परात्पराची वाणी झाली. 


:१५ स्यानें बाण सोढून::त्यांची :दाएमदाण-केली, ..:: 





१७ त्यांने वरून हीत रॉक कडून मठा घारल 


३५७ 


अ० २६१७-४४  : 


२ शमुवेल 





आणि मोग्यां जलसंबयांतून मला. बाहेर काढिळें. 
१८ माझा बलाढ्य वैरी व माझे द्वेष्टे 
यांपासून मला त्यांने सोडविले, 
कारण ते मजहून अंति बलिष्ठे होते. 
१९ माझ्या विपत्काळीं ते मजवर वाढून आहे 
तेव्हां परमेश्वर माझा भाघार' झाला. 
२० त्यानें मला प्रशस्त स्थॅळीं बाहेर आणिलें:--- 
त्याचा प्रसाद मजवर होता. म्हणून त्यार्ने मला 
सोंडविलें 
२१ परमेश्वराने माझ्या धारमिकतेप्रमार्णे मला फळ दिलें, 
माझ्या हाताच्या निर्मलंतेप्रसाणे त्याने मला - 
- प्रतिफळ दिटे.. 
२२ कारण मी परमेश्वराचे मांगे घरून राहिलो, 


मी आपल्या देवाला सोंढण्याची 'दुष्टाहे केली नाहीं. 


२३ तर त्याचें सर्वे निर्णय माझ्या दृष्टीपुढे असत, 
मीं त्याच्या नियमांचा त्याग केला नाहीं. 

२४ मी. त्याच्याशी निदोषंतेने वांगत असें. 
आणि मीं अधमोपासून स्वताला अलिप्त राखिटें 


२६ दयाळू. जनाशीं तू दयेने वागतोस, 
सात्विकाशीं सात्विकतेनें वागतोस; 
२७ आुद्ध जनाशी तूं शुंद भावनेने वांगतीस,: 
कुटिलाशीं तूं कुटिलतेनें वागतोस. 
२८ दीन जनांस तू तारितोस, 
उन्मत्त जनांवर दृष्टि ठेवून त्यांचा अध:पात 
करितोस. . - 
२९ हे परमेश्वरा, तूं माझा दीप आहेस. 
परमेश्वर माझ्या अंधकाराचा प्रकाश करितो. 
३० तुझ्य़ा सांहाय्र्यानें मी फौजेवेरे चाल करून धावतो. 
माझ्या देवोच्या साहाय्याने मीं. तट उडून जातों 
३१ देवाविषयी म्हणाल तर त्याची मागे अव्यंग आहे; 
परमेश्वराचे वचन कसासं छागळेलें आहे. 
त्याचा. आश्रय करंगाऱ्या तर्नीची तो: ढाल-आद्िः: - 


३२ परमेश्वरापरता देव कोण आहे £ 
:. आमच्या देवापरदा दुग कोण आहे? 
३३ देव माझा अढळ दुगे आहे, 
*.. सात्विक जनांस तो आपल्या मार्गाने नेतो. 
३४ तो माशे पाय हरिणीच्या पायांसारखे करितो, 
* आणि मला माझ्या उच स्थानांवर स्थापितो. 
२५.तो माझ्या हातांस युद्धकला द्विकवितो 
म्हणून माझे भुंज पितळी धनुष्य वाकवितात. 
३६ तूं मला आपलें तारणरूप कवच दिलें आहे, 
तुझ्या ठीनतेमुळें मला थोरवी प्राप्त झाली आहे. 
३७ तूं माझ्या पावलांसाठीं प्रशस्त जाया केली आहे. 
माझे पाय घसरले नाहींत. 
३८ मीं आपल्या वैऱ्यांच्या पाठीस लागून त्यांचा 
संहार केला. 
आणि त्यांचा नायनाट केल्याशिवाय परत फिरलो 
नाहीं 
३९ मीं त्यांचा धुव्वा उडविला, 
मीं त्यांस इतका मार दिला कीं त्यांस उठतां येईना, 
त्यांस मीं पायांखालीं तुडविटें र 
४० लढाईकरितां तूं. मला सामध्यांचा कमरबंद: बांधिला, 
मजवर उठलेल्यांस तूं माझ्याखालीं चीत. केलें. . 
४१ तूं माझ्या वैऱ्यांस पाठ दाखवावयास लाविलें. 
मीं आपल्या द्वेट्यांचा अगदीं संहार केला. 
४२ त्यांनीं इकडेतिकडे पाहिळें तरी त्यांस सोडवावयास 
कोणी नव्हता. 
त्यांनीं परमेश्वराचा धावा केला तरी त्यानें त्यांच 
ऐकलं नाही. . 
४३ तेव्हां भूमीवरल्या घुळीसारख मीं त्यांचें चूर्ण केळे, : 
रस्त्यांवरील चिखलाप्रमाणें मीं त्यांस तुडवून दाबून 
टाकिले. 
४४ माझ्या प्रजेच्या बखेच्यांपासून तूं मला मुक्त केलें 
मीं राष्ट्रांचा अधिपति व्हावें म्हणून तू माझें रक्षण 
केलें 
जे ठोक माझ्या. परिचयाचे नव्हते. ते माहे. अंकित 
झाले. 


२्५्ट 


0. बकतक १ ग तपी 


अ० २२९३४५-२१३५१६ 





४५ परदेशीय लोकांनीं माझे आर्जव केलें; 


-.: झाले. 

४६ परदेज्ीय ठोक ग्रठित झाले; 

',. ते आपल्या कोटांतून कांपत क्रांपत बाहेर 'आले. 

४७ परमेश्वर जीवंत आहे, 
त्या माझ्या दुर्गाचा धन्यवाद होवो; 
माझा तारणदुर्गे जो देव त्याचा महिमा वाढो; 

४८ त्याच देवानें मला सूड उगवू दिला, 

- अन्य राष्ट्रांस माझ्या सत्तेखाली आणिलें. 

४९ तोच मला माझ्या वैर्‍्यांपासून सोडवितो, 
मजविरूद्ध उठणांऱ्यांवर नूं माझें कर्चस्व करितोस, 
बलात्कारी मंनुष्यापासून मला सोडवितोस. 

२६० यास्तव हे परमेश्वरा, मी राष्ट्रांमध्ये तुझी स्तुति करीन 
तुझ्या. नामाचीं स्तोत्रे गाहेन 

२६१ तो आपल्या राजाचा मोठा उद्धार करितो, 
आपल्या. अभिषिक्ताला, 

- दाबिदाला व. त्याच्या संततीला, 

१ दाविदाचीं शेवटली बचनें हीं होत. 
३ ज्यास उच्चपदावर चढविले, 
जो याकोबाच्या देवाचा अभिषिक्त, 

जो इख्वाएलांचा मधुर स्तोत्र गाणारा .- 
* तो इश्ायाचा पुत्र दावीद असें म्हणतो 
२ परमेश्वराचा आत्मा माझ्या दारे म्हणाला, 

त्याचें वन मॅंक्याक्षळिन्हेवर आले. : 
३:इक्याएखना। घेवर उद्ण्लळा 





निरभ्र प्रमातेसारुवा तो -असेल, 


उगंबते तसा तो उगवेल. 





५"माश्अ घराण्याचा देवाशी असा संबंध नाहीं काय १ ? 
- माझी. कीर्ति त्यांच्या कानीं पडतांच: ते मला वश... 


“कारण त्यानें मजशीं निरंतरचा करार केला आहे; 
तो सर्व प्रकारें यथास्थित व निश्चित आहे. 
माझा संपूर्ण उद्धार व अभीष्ट यांचा तो उदय होऊं 
देणार नाहीं काय £ - 


- ६ सघे अधर्मी लोकांस कांठ्यांप्रमाणें. टाकून देतील 


कारण त्यांस हातीं धरिलां-येत नाहीं 


७ जो कोणीं त्यांस घरूं पाहील 


त्यास लोखंड व भाल्याचा दांडा घेतलापाहिजे, 

तीं आग लागून जागच्या जागीं भस्म होतील. 

८ दाबिदाच्या पदरीं असलेल्या शर वीरांची नांवें हीं : 
तखमोनचा. योशेब-बरशेबेथ, हा सरदारांचा नायक 
होता; :हाच असनी  आदीणो; यानें . भोला चालवून 
एकरा. प्रसंगी आठशे मनुष्ये मारिली. ९ त्याच्या 
खालोखाल एलाजार बिन -दोदय बिन अहोही हा 
होता; -दाविदाबरोबरच्या  तिघां. महावीरांपैकी हा. एक . 
होता; युद्धासाठी जमा . झालेल्या पलिष्ट्यांस तुच्छ 
छेखून इस्राएल लोक त्यांच्यावर चाळून गेले; १० तेव्हां 
आपला 'हात थकून तरवारीस :चिकटून " जाई तोंवर 
एलाजार. पलिष्ट्यांस भार :देत 'राहिला.- त्या दिवशी 


:परमेश्वरानें मोठा विजय घडवून आणिला; त्याच्यामागून 


लोक गेले ते..केवळ. छटाळूट करावयाला. ११ त्याच्या 


खालोखाल आगे हरारी याचा पुत्र शम्मा हा होता. 


पलिष्ट्यांनीं एकत्र होऊन एका मंसुरीच्या शेतांत सेन्यव्यूहू 
रचिला तेव्हां लोक पलिष्ट्यांसमोरून पळून गेलें. १२ त्या 
झेताच्या:- मध्यभागी -; उके: राहून 'झम्माे :त्या !जेतारचेः 


: रक्षण : केकेई”वः-.त्या;परिछयांच्या :दंध केळ: त्या असंगीं 


परपेश्वखर्ने महेढा -विजय- घडवून आणला: ३३ तीस मुख्य 


।-सरदासंतकेल तिचे "अण. हंगामात्या वेळी अझुद्रमम : मुहेंत 


दाबिदात्दे “आले; .. तेव्हां पलिष्ट्याचें- सैन्य .रेफाईम 
खोऱ्यांत> पळ. : देऊक -होतें. 0१ ४. त्यार प्रसेगी दावीद 


:गवरथतूब- केडशिनीत परिश्‍यांचे ठारणेःभसले. होतें. 
:१चरदवाविदास* उत्कृष्ट इच्छा होऊन तो म्हणाला; बेथल- 


हेमाच्या” वेशीजवंळील . विहिरीचे पाणी. मळा . कोणी 


''पाजीलं तर बरें. १६ त्या. तिघां वीरांनी पलिष्ट्यांच्या 


३५९ 


अ०:टरे*१५-*७छः९ 


९. डासुवेल 





छावणींत: घुसून बेथलहेमाच्या 'वेक्षीजवळील: बिहिरीचें 
पाणी काढून '-दाविदाकडे आणिले; * पण तो तें : पिहेना. 
त्याने तें परमेश्वराच्या नामाने ओतिर्ले: १७ तो म्हणाला, 
हे परमेश्वरा; असें कृत्य माझ्याकहून न घडो; जे 
आपल्या प्राणांवर उदार झाले त्यांचें हें रक्त मीं प्यावे 
काय १. यास्तव “तो ते पिडेना; त्याःतीन वीरांनी-हे-कृत्य 
केलें. १८ सरूवेचा पुत्र यवाबाचा :भाऊ :अबीशय हा 
तिघांचा प्रमुख होता, त्यानें: आप्रला . भाळा :तीनर्शे 
मजुष्यांवर चालवून : त्यांस. ठार केलें; त्या तिघांमध्ये 
त्यानें नांब मिळविले. १९ त्या तिघांडून त्याची - महती 


अधिक्र होती म्हणून. तो त्यांचा नायक झाला नाई तरी 


त्या. पहिल्या: तिघांच्याः योग्यसेस :तो..'पोहंचला “ नाही. 
२० कब्‌सेल येथला. एक मनुष्य होता; त्यानें पुष्कळ परा- 
क्रम केले होते; त्याच्या यहोयादा नामक पुत्नांचा बनाया 
म्हणून एक पुत्र होता, . त्यानं मवाबी. अरीएल याच्या: 
दोघां पुत्रांस ठार मारिले; आणि बर्फाच्या . दिवसांत 


कुपांत उतरून एंका सिंहास ठार केलें. २१ त्यानें एका 


धिप्पाड . मिसरी- पुरुषास ऊर मारिले; त्या मिसत्याच्या- 
द्वातीं: भाला; होता, पण बनाया, केवळ, एक कांठी घेऊन 
त्याच्यांवर :-चादन-!गेला; व त्यानें :- त्या मिसऱ्याच्या 
हातचा ::भाला < हिसकावून . घेऊन -. त्याच भाल्याने 
त्याचा* वध' केला. -९२ असें करून? यहोयादाचा पुत्र 
बनाया यानें त्या तिघां. वीरांमध्ये नांव मिळविले. 
२३: त्या : तिघांहून त्याची 'महृती मोठी ' होती' त्री. 
पहिल्या तिघांच्या योग्यतेस तो. पोहंचला नाहीं. 
दाविदानें त्यास आपल्या हुजरातीवर नेमिले. 

२४ यवाबाचा भाऊ असाएल ह्या तिसांपँक्ती. होता; 
बेथल्हेमच्या दोदोचा पुत्र एहहानान, २५. शब््मा हरोदी, 
अलीका हरोदी; ५६. हेलस पलती, इक्केश “तको -याचा 
पुत्र इंग, २७ अंबीयेजेर अनाथोथी, मंबुन्नय :हृ्ाथी 
२८ सलमोन अहोही,. महरय नटोफाथी,-- २९ बाना 
नटोफाथी याचा पुत्र हेलेब, बन्यामिन्यांच्या .:गिबांतला 
रीबय:: याचा. पुत्र इत्तय, :३० : जनाया:: यिश्ेग्रोनी, 
गाशाच्या . ओढ्यांजवळचा : हिह्दय, -.३१-- अब्री-अलबोन; 
अर्बाथी, . . अजमावेथ : बरडूमी, २३२ अलीहबा 


२३६० 





शालबोनी, याझेनाच्या पुत्रांतील योनाथान, ३३: झम्मा. 
हरारी; -शारार॑ अरारी यांचा पुत्र, अहीयाम, ३४ माका- 
थीचा पुत्र अहसबय़ याचा पुत्र अलीफलेट,. अही- 
थोफेळ गिलोनी याचा पुत्र अलीय्रम, ३५ हेखी 
कर्मेली, पारय अरबी, ३६ सोबांतील नाथान याचा 
पुत्र इगाळ, बानी गादी, ३७ सेलक अम्मोनी, सरूवेचा 


| पुत्र यवाब याचा शोक्षवाइक-नहरय बेरोथी; ३८ इरा 


इध्री, गारेब इश्री, २९: उरीया- हित्ती, मिळून . एकंदर 
१ परमेश्वराचा. कोप. इस्राएलावर पुनरपि 
२४ झाला, आणि - इद्लाएल व॒यहूदा यांची. गणती 

-'करण्याची प्रेरणा देवानें त्यांच्याविरूदध॑ दाविदास 
केली. २ त्या वेळीं राजावरोबर सेनापति - यवाब 
होता;.. त्यास त्यानें सांगितलें कीं. दानापासून : वैर- 


'झेब्यापर्यंतच्या सवे इस्राएल - वंद्यांमध्यें . फिरून . तुम्ही 


लोकांची मोजदाद करा म्हणजे त्यांची संख्या मला 
कळेल. ३ यवाब राजास म्हणाला, 'आपळे लोक कितीहि 
असोत, आपला देव परमेश्वर त्यांस शतगुणित : करो 


'आणि माझे स्वामीराजे आपल्या. डोळ्यांनी तें . पाहोत; 


पण माझ्या स्वामीराजांस ही. होस कां वाटावी 2 ४ तथापि 


,राजाच्या म्हणण्यापुढें यवाब: व सैन्याचे सरदार यांचें 


कांहीं चालेना; :आणि. यवाब व सैन्याचे ' सरदार 
राजापुढून इत्लाएल प्रजेची. मोजदाद करण्यास निघून 
गेले. ५ त्यांनी: . यादेनेप्लीकडे; :जाऊन गादांतील 
खोऱ्याच्या मध्यभागी असलेल्या . आरोएर नगराच्या 


* : दक्षिणेस डेरे दिले; तेथून ते -आाजेराकडे गेळे:. ६ मग 


ते गिलाद व तहतीम होदशी या प्रदेशांत -गेळे; -पुढें 
दान्यान येथें गेले; तेथून वळसा घेऊंन ते. सींदोनासः गेले. 
७ नंतर ते सोर नांवाचा दुर्ग आणि हिन्वी व॑ कनानी 
यांचीं सवे नगरें येथें गेले. तेथून यहूदा देशाच्या 
दक्षिण दिद्रोस बर-ेबा येथवर गेले. ८ देशमेर वह 
कडे फिरून नऊ महिने वीस दिवसांच्या अंतीं यरुश- 


, लेमास आले. ९ तेव्हां यवाबाने प्रजेच्या मोजदादीची 


यादी राजास ' दिलीं; धारकरी योद्धे इल्लाएलांत आठ 
लक्ष व यहूदांत पांच लक्ष भरले... जू 


२ शसुवेल 


अ० २४५१०-२५ 





१० प्रजेची मोजदाद केल्यावर दाविदाचें मन | पण या मेंढरांनीं काय केळे १ तुझा हात माझ्या व 
त्याला खाळं लागलें. दावीद परमेश्वरास म्हणाला, हें | माझ्या पितूकुळावर पडावा. 


जें मीं केळें त्यांत मी मोठें पाप केलें आहे; तर हे 
परमेश्वरा, आपल्या सेवकास दोषमुक्त कर, कारण सी 
मोठा मूखंपणा केला. आहे. ११ दावीद पहाटेस उठला 
तेव्हां त्याचा द्रा जो गाद नांवाचा संदेष्टा त्यास 
परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें कीं. १२ जा; दाबिदास 


सांग, परमेश्वर म्हणतो, मी तुझ्यापुढे तीने गोष्टी. 


ठेवितो, त्यापकी .कोणती तुजसाठी करूं ती सांग. 
१३. तेव्हां गादार्ने दाविदाकडे जाऊन. त्यास हें 
सांगितलें; . त्यानें त्यास. विचारिलें, तुझ्या . देशीं सात 
वर्षे दुष्काळ पडावा, किंवा तीन महिने तुझे शत्रु तुझा 
पाठलाग करीत असतां तूं त्यांच्यापुढे पळत राहावें, 
क्रंवा, तुझ्या देद्यांत तीन दिवस मरी . यावी £ याचा 
चांगला विचार कर; ज्यानें मळा पाठविलें त्याला मी 
काय उत्तर देऊं तें पाहा. १४ दावीद गादास 
म्हणाला, मी मोठ्या पेचांत पडलो आहें; परमेश्वराच्या 
हाती. आपण पहू या, कारण त्याचें वात्सल्य 
मोठें आहे; मनुष्याच्या हातांत मीं पह नये. १५ मग 
परमेश्वराने इखाएलांत सकाळपाखून नेमिलेल्या. मुदती- 
पयत मरी पाठविली; आणि दानापासून बैर-शेच्या- 
पर्यंतच्या लोकांपैकी सत्तर हजार रोक मेळे; १६ .पण 
देवदूतार्ने यरुदालेमाचा नाश करण्यासाठीं. त्यावर आपला 
हात उग्ारिला तेव्हां परमेश्वराला त्या आरिशाविषयी 


थोडेट वाटलें, व॒ त्यार्ने. लोकांचा नाश॒ करणाऱ्या 


देवदूतास म्हटलें, आतां पुरें कर, आपला हात आटोप; 
त्या समयीं परमेश्वराचा दूत अरवना यबूसी याच्या 
खळ्यानजीक होता. १७ लोकांचा नाश करणारा देवदूत 


दाविदाच्या दृष्टीस पडला तेव्हां त्यानें परमेश्वरास 


१८ त्या दिवशीं गाद दाविदाकडे येंऊन त्यास 
म्हणाला, वरती जाऊन अरवना यबूसी याच्या 
खळ्यांत परमेःराप्रीत्य्थ एक वेदी बांध. १९ तेव्हां 
परमेश्वराच्या आह्ञेप्रमाणे गादाने सांगितलें तें 
मान्य करून दाषीद वरती गेला. २० तेव्हां अरवला खाली 
नजर कलशून पाहतो तों दावीद आपल्या सेवकॉसह 
आपल्याकडे. येत आहे. असें. त्याच्या दृष्टीस पडलें, 
आणि त्यानें बाहेर येऊन' राजापुढे भूंमीपर्यंत लवून 
प्रणाम केला. २१ अरवना म्हणाला, माझ्या स्वामी- 
राजांचे आपल्या दासाकडे येणें कां झालें आहे १ 


,दावीद . म्हणाला, ' तुझ्यापासून हें खळें विकत घेण्यास 


मी आलों आहें; लोकांवरली. ही मरी दूर व्हावी 
म्हणून येथे परमेश्वराप्रीत्यर्थ मला एक वेदी बांधाव- 


याची आहे. २२ अरवना दाविदास.. म्हणाला, माझ्या 


स्वामीराजांस जें कांहीं वाटेल ते घेऊन त्यांनीं अपण करावें; 


- पाहा, होमबलीसाठीं हे. बैल - आहेत. आणि इंघनांसाठीं 


मळणीचीं आउतें व बैलांचें सामान ही आहेत; २३ व 
महाराज, अरवना हें सवे महाराजाला देत आहे. अरवना 
राजास म्हणाला, आपला देव परमेश्वर आपल्याला प्रसन्न 
होवो, २४ राजा अरवनासं':म्हणाला, नाहीं नाहीं, या 
वस्तु तुझ्यापासून मी दाम देऊनच घेईन; मी आपला 
देव परमेश्वर यास फुकटचे होमबलि आर्पिणार नाहीं. 
मग. दाविदानें पन्नास जेकेळ चांदी देऊन -तें खळे व 
वेल.- विकत घेते. “२७ . दाविदार्ने तेथे परमेश्वरा 
प्रीत्यर्थ वेदी बौधून नहोमबरि व शौत्वपैणे :अर्पिलीं.. 
आया . प्रकारे: देशाकळेः विनवणी केलीं! ती? परमेश्वराने 
मान्यः“ केली आणि -इर्लाएल* ठोकप्रतून . त्या* 


म्हटलें, पाहा, मीं पाप केलें, मीं दुमोर्गानेहि चाललो, | निवारणे शार 


३६१ 


१राजे. 


-* ७8. ०<88०- 


१).दावीद राजा आतां कढ व वयातीत झाला 

चु हेत्रा;: ते. . त्याजवर पांघरणे- घालीत तरी त्याला 
छब येत: नसे. २ तेव्हां : त्याचे सेवक त्यास 
म्हणाले, .:आमख्या स्वांमीराजांसाठीं :एकादी . >: तरुण 
कुमारी . पाहावी; तिनें तैनातीस: राहून आमच्या. स्त्रामी- 
राजांची ' "झुक्षषा .. करावी आणि त्यांस :: ऊब यावी 
म्हणून त्यांच्या . उराशी निजावें. १ . मग : त्यांनीं 
“सवे इस्राएल देशांत एका सुंदर कुमारीचा शोध केला, 
तेव्हां त्यांस झुनेमकरीण :अबींशग नांबांची एक कुमारी 


आढळली,तिला: ते .राजाकडे घेऊन आलि. ५४ तती: 
“तरुणी फार. सुंदर. होती? ती राजाच्या दश्रषेस राहून: 
त्याची सेवा . करू हागली; :पण राजाने. तिजशीं.:समा- 


गम केला नाहीं. ५ त्या समयी हग्गीथेचा पुत्र अदो- 
नीया शिरजोर होऊन : म्हणाला, मी राजा होणार; 
त्यार्ने रथ, स्वार व आपणापुढे थावण्यासाठीं. पन्नास 
पुरुष ठेविळे.. ६ तूं हें काय :करितोस असें किचारून 
त्याच्या:; बाषार्ने. त्याला”:जन्मांतः कधीं दुखविळें नव्हते. 
तो. फार रूपवांन्‌ होता; अबशालोमाच्या: मागून तो 
जन्मला होता. :3> त्यानें. :सखूवेचा' पुत्र यवाब. व 
अब्याथार याजक थांजशीं “बोलणें लाविठें. ते. अदो- 
-नीया याच्या पक्षाचे होऊन त्यास मदत करणारे झाले; 


< पण . सादोक याजक, यहोयादाचा पुत्र बनाय़ा, . 


नाथान. संदेश, शमी, रेई व. दाविदाचे- शर वीर हे 
'अदोनीयाच्या -पक्षास : मिळाले : नाहींत: ९ _. अदोनी: 
याने एन-रोगेलजवळचा जोहेलेथ खडक येथें मेंढे 
बैल व पुष्ट पक्धु यांचा यज्ञ केला, आणि आपले 
बंधु सर्व राजकुमार व राजाचे सर्वे यहूदी सेवक 
यांस आमंत्रण केलें; १० पण नाथान संदेष्टा, 
बनाया हूर वीर व आपला भाऊ शलमोन यांस 
त्यानें आमंत्रण. केळे नाहीं. ११. मग शलमोनाची 


आई बथशेबा हिला नाथान म्हणाला, आपला स्वामी 
दाकीद. य्रास नकळत हतग्गीथेचा पुत्र अदोनीया हा 
राजा होऊन बसला आहे हें तू ऐकळें नाहीं काय १ 
१२ तर मी तुला आतां मसलत देतों; तिच्यायोगे तू 


आपला व. आपला पुत्र शळमोन याचा प्राण वांचवि- 


झील. :१३ तूं. दावीद राजाकडे जाऊन त्यास विचार: 
माझे स्वासीराजे, माझा पुत्र डालभोन हा खात्रीने 
आपल्यामागे राजा होईल आणि. आपल्या गांदीवर बसेल 
अक्षी आणभाक आपण आपल्या दासीशी केली आहेना १ 
तर अदोनीया कसा. राजा होऊन बसल्या आहे १ 
१४ तू. राजाशी भाषण करीत आहेस तौ मी तुझ्या 
मागून आंत. येईन व. तुझ्या बोलण्यास पुष्टि देईन. 
१५ मग बथश्ेबा खोलींत राजाकडे गेली; राजा फार 
वृद्ध झाला: होता; त्याची सेका शुनेमकरीण अबीशगं ही 
करीत होती. १६ अथशेबेनें. राजास लवून मुजरा केला. 
त्यानें तिला: विचारिलें, तुला काय पाहिजे? १७ तिने 
म्हटलें, माझे स्वासी, . आपण आपला देव परमेश्वर 
यांची आणभाक- करून : आपल्या दासीस. म्हटलें... होतें 
की. तुझा पुत्र शलमोन -माझ्यामार्गे राजा होऊन माझ्या 


ग्रांदीवर खास बसेल; १८ पण आतां अदोनीया 


साजा. होऊन बसला आहे हे. माझ्या ..स्वामीराजांस 
ठाऊक देखील नाहीं. १९ त्याने विपुल बैल, पुष्ट पश्च 
वु. मेंढे यांचा यज्ञ केला आणि सर्वे राजकुमार, 
अब्याथार याजक व सेनापति यवाब यांस. आमंत्रण 
केले, पण आपला दास शलमोन यास त्यानें आमंत्रण केलें 
नाहीं. २० माझ्या . स्वामीराजानंतर गादीवर कोणीं 
बसावें हे आपल्या तोंडून समजावें म्हणून सर्वे इख्ाएल 
लोकांचे डोळे आपल्याकडे लागले आहेत; २१ नाहीं तर 
जेव्हां आमचे स्वामीराजे आपल्या पितरांजवळ जाऊन 
निजतील तेव्हां मी व माझा पुत्र शलमोन यांस गुन्हेगार 


३६२९ 


$ राजे 


अ० १:२१-४५ 





गणितील. २२ ती राजाशी बोलत असतां नाथान 
संदेशाहि आंत आल्य. २३ लोक राजाला. म्हणाले, पाहा, 
नाथान संदेष्टा आला आहे. त्यार्ने राजासमोर होऊन त्यास 
भूमीपर्यंत लवून मुजरा केला. २४ नाथान म्हणाला, 
हे भाझ्या. स्वामीराजा, अदोनीया . माझ्यामागे राजा 
होईल व. तो माझ्या ग्रादीवर बसेल असें तूं सांगितलें 
आहे काय£ २५ पाहा, आज त्यानें खालीं - जाऊन 
पुष्कळ बेल, पुष्ट प्चु व मेंढे. यांचा यक्ष केला असून 
सर्व राजकुमार, सेनेचे सरदार व अब्याथार याजक 
यांसहि आमंत्रण केलें; ते. आमच्यासमोर खाऊन- 
पिऊन म्हणत आहेत, अदोनीया राजा चिरायु होवो ! 
२६ पण त्यानें मला तुझ्या सेवकास आणि सादोक 
याजक, यहोयादाचा पुत्र बनाया व तुझा सेवक शलमोन 
यांस आमंत्रण केलें नाहीं; २७ हें सवे माझ्या स्वामी- 
राजाकडून झालें आहे काय £ माझ्या स्वामीराजामागें 
_. ग्रादीवर कोणीं बसावें हे . तू आपल्या. दासांस कळविलें 
__ नाही.. २८ दावीद राजा म्हणाठा, बथदेबेस मजकडे 
बोलंवा. ती राजाच्या ' हुजुरास येऊन त्याच्यासमोर 
उभी राहिली. . २९. तेव्हां राजानें आणभाक करून 
म्हटलें, ज्यानें आजपर्यंत माझा प्राण सवे संकटांतून 
सोडढंबिला त्या परमेश्वराच्या जीविताची शपथ; ३० मीं 
इस्याएलाचा 'देवे परमेश्वर याची ' दापथ' घेऊन तुला 


म्हटलें होतें कॉ तुझा पुत्र शलमोन भाझ्यामागे राजा 


होइल व तोच माझ्या जागीं. माझ्या गादीवर खास 


बसेल; मी आज निश्चये तसेंच करणार. . ३१ तेव्हां 


बथशेनेने भूमीपर्यंत लवून राजास मुजरा कशन 
म्हटलें, माझे स्वामीराज दावीद चिरकाल वांचोत. 
३९ मग दावीद राजानें म्हटळे,  सादोक याजक 
नाथान संदेश्य व यहोयादाचा : पुत्र बनाया यांस 
मजकडे बोलावून आणा. तेव्हां ते. राजासमोर आले. 
३३. राजा; त्यांस म्हणाला, तुम्ही. आपल्या स्वामींचे 
सेबक . बरोबर घ्या आणि साझा पुत्र शलमोन यास 
माझ्या स्वतःच्या खेचरावर बसवून गरीहोन येथें घेऊन जा. 
३४. तेथें सादोक याजक व नाथान संदेष्टा यांनीं त्यास 
अभिषेक करून इस्लाऐलावर राजा नेमावे, आणि 


करणा वाजवून, . दालमोन राजा 'िरायु होवो, असें 
पुकारावें.. ३५ मग तुम्ही त्याच्यामागे चाळून इकडे 
या, वं .तो येथें येऊन माझ्या सिंहासनावर बसेल; 
तो माझ्या जागीं राजा होईल; . इल्लएल व यहूदा 
यांचा तो अधिपति व्हावा अश्वी. माझी अनुज्ञा आहे. 
३६ यहोयादाचा पुत्र बनाया म्हणाला, आमेन, माझ्या 
स्वामीराजांचा देव . परमेश्वर याचीहि अज्ञीच अनुज्ञा 
असो. ३७ परमेश्वर माझ्या स्वामीराजांच्या बरोबर 
राहिला तसाच तो 'ालमोनांच्या बरोबर राहे, व 
त्याच्या. ग्रादीचा. महिमा. माझे. स्वामीराजे दावीद 
याच्या. गादीहून :_ अधिक. व्राढवो. ३८ तेव्हां सादोक 
याजक, नाथान संदेष्टा :आणि- यहोयादाचा पुत्र 
बनाया हे करेथी..व्र पलेयी यांस नरोबर. घेऊन. खालीं 
गेळे आणि .शल्मोनास दावीद राजाच्या . खेचरावर 
बसंवून . गीहोनः येथें घेऊन 'गेळे. ३९ तेव्हां सादोक 
याजकानिं . सभामंडपांतील... तेलानें भरलेले. शिंग :घेऊन 
शलमोनास: अभिंधेक केळा ,आणि करणा वाजषित्; 
तेव्हां झल्मोनः-राजा- चिरायु “होवो असा. लोकांनीं 
घोष केला.. ४4: मग. सर्वे लोक त्याच्यामागे. : चालले; 
ते वाजंत्री वाजवीत : होते. व आनंदाचा ग्रजर करीत 
होते; त्या नादाने /टृभ्वी. दणाणली. ४१. इकडे 'अदो- 
नीय़ा<व त्याचे सवे आमंत्रित. यांचें भोजन आटोपळें 
होते; इतक्यांत त्यांच्या .कानीं ह्या ध्वनि पडला. यवाबानें 
गलबल्याचा हा. आवाज असावा.१ ४२. तो असें. बोलत 
आहे. इतक्यांत .. अन्याश्वार -यांजक्राचा...पुन्न योनाथान 
आला; . अदोनीया. त्यास : म्हणाला, .आंत--ये, व्य. 
भला पुरुष आहेस, तू चांगलें . वतमान आणिलें-आसावें.. 
४३ योनाथानाने अदोनीयास . सांगितळें, आपला स्वामी- 
राजा दावीद यानें. शलमोनास खरोखर राजा केलें आहे; 
४४--त्याच्याबरोबर सादोक याजक, . नाथान संदेष्टा 
यहोयादाचा.. पुत्र :बनाया, करेथी:. व. पलेथी. यांस 
राजानें. पाठविळें व त्यांनीं झलमोनास राजाच्या खेचरा- 
वर बसविलें; ४५ आणि सादोक याजक व नाथान 
संदेष्टा यांनीं त्यास ग्रीहोन येथे राज्याभिषेक केला व 


३६३ 


अ० १४५४५-२९४५१३ 


१ राजे 





. तेथून एवढा. जयघोष करीत वर गेले कीं नगर 
अगदीं दणाणून गेळें; तुमच्या कानीं ध्वनि पडला तो 
हाच. ४६ इाळमोन राजासनावर विराजमान - झाला 
आहे; ४७ आपला . स्वामोरांजा दावीद याजकडे 
येऊन . राजसेवक आश्षीर्वौद देत आहेत कीं आपला देव 
शलभोनाचें नांव आपल्या नांवाहून श्रेष्ठ करो व त्याच्या 
गादीचा महिमा आपल्या गादीहून वाढवो. तेव्हां राजानें 
फ्लेगावरून. नमन केलें; ४८ ' राजानें.».असेंहि म्हटलें 
कीं ज्याने. आज प्रत्यक्ष, माझ्या डोळ्यांदेखल एकॉला 
माझ्या गांदींवर. बसवबिळें. तो इक्लाएलाचा देव अन्य ! 


४६ -'तैव्हा अदोनीयाचे :सवळे: पाहुपे.* घाबरून -गेळे 


आणि'.>- वाठ'. * सांपडेल. :तिकडे. -.पळत सुटले. 
५०. अँकोनीयास :शलमोनाची “दहझत 'वाटली. वतो 
जांऊन'*वेदीयचीं: शग घरून. राहिला»: ५१ :शळमोनास 
कोणीं :: जाऊन * सांगितले ,:क्ती अंदोनीयास:* हलमोन 
राजांची 'दहदातःल्यडका . आहे; -पाहा; - तो. वेदीचीं-'दांयें 
घरून” राहिळा : आहे; तो 'म्दॉगत ::आहे. की... आपल्या 
दासास - तरवारीने '- वघणार नाहीं <अज्ञी :-आणक्षाक 
झलमोनाने आज करावी: २ शल्मोम- म्हणाला, . तो 
मल! मनुष्य. आहे.. असें दिसल्यास . त्यांचा एकः केसहि 
जॅमिभीकतचडणार नाहीं, पण त्याच्या ठोयी  दुष्टता ठ्रिसून 
आली तरं *तो प्राणास -सुंकेळ ५३: मग शतभोन 
रॉजॉरने* कांडी: लोक - पाठवून त्यास - वेदीपासूनं* आणविंठे. 
त्यानें . “येऊनं शॉलेभोन राजास: मुजरो केला; : ओणि 
शळमोन'त्योस म्हणाला, तूं आपल्या घरी जा... * 
* ' “6 'क्षाविदींचा अंतकाळ जवेळ आलां. तेव्हां 
२ त्याने “आपलो  पुत्रें शलमोन आस ताकीद . देऊन 

म्हटेले::२ मी... जंगाच्या  .र्‍हांटीप्रमाणें : आणणार 
तर 'तू हिमंत घर,  मदुंमंकी ' दाखीव. २: तुशो देव 
परमेश्वर यानें. ' तुल्ल जॅ अनुशासन लावून *दिले आहे. 
तें पाळ; त्याच्या मार्गानी चाल; ' आणि मोक्याच्या 
नियमशाक्वांत लिहिल्याप्रमाणे त्याचे नियम, आह्ञा, 
निर्णेयं वः निर्बंध पाळ; म्हणजे जें कांहीं तूं. करिक्षीळ 
त्यांत व जिकडे तूं :जा झील: तिकडे तुला. बश:प्राप्ति 
होईल; ४ आणि: मांझ्योसंबंधाने दिळेळे वचन 


परमेश्वर कायम राखील. तें वचन असें कीं जर तुझी संतति 
आपल्या :मागोकडे लक्ष पुरवील व माझ्यासमोर सत्याने 
व जिवेंमावें चालेल तर इल्लाएलाच्या गादीवरील तुझ्या 
बशांतळा पुरुष खुंटणार नाहीं. ५ सरूवेचा पुत्र 
यंबाब यानें मजशी कसें वर्तन केलें हें तुला. ठाऊकच 
आहे; नेराचा. पुत्र अबनेर आणि येथेरचा पुत्र अमासा 
हे जे. इस्पएलाचे दोन सेनापति त्यांचें त्यानें काय केलें 
तें तुला ठाऊकच आक्ले;. त्या : दोघांचा त्यानें घात 
केला व' शांततेच्या समयीं. युद्धप्रसंगासारखा रक्तपात 
केला; आणि. त्यांत त्यानें. आपल्या कमरेचा कमरबंद 
व आपल्या पायांतलीं पायतणें - भिजविलीं. ६ तर 
तूं आपल्या अकलेचाः:. उपयोग कर; 'त्याचे पिकलेले 
केस अधोलोकीं शांतीने उतरू देऊं नको; ७. पण 
गिळादी -बार्जेक्यय- याच्या पुत्रांवर कृपादष्टि ठेव, तें 
तुझ्या' पंक्तीला .बसणारांतले असावे; . कारण : तुझा 
भाऊ :अबशालोम -ग्राजपासून मी. पळून : जात: . होतो 
तेव्हां त्याने. . मजकडे. येऊन माझा ..पगाम्ष घेतला; 
८ . तसेंच. तुझ्या. पदरीं बन्यामिनी . गेराचा पुत्र "बाहू- 
रीमकर क्षिमी .हा आहें; मी महनाइमास जात होतों 
त्यादिवशी त्यानें. मला -भारी 'शिव्याक्माप दिले; पण तो 
माझ्या, भेटीला यादॅन्रेजवळ आला तेव्हां मीं परमे. 
श्वसच्या -नामाने त्याजशीं आणभाक केली-कीं मी तुजवर 
तरवार “धरणार. नाहीं... ९ तरी ठू. त्यास निर्दोष संमजं 
नको; तूं :सह्च पुरष आहेस; त्याचें काय करावें. हें 
ठुळा. समजेलच; . त्या पिकलेल्या :केसाच्या म्हातीऱ्यास 
रक्ताचे स्नान घालून अघोलोकीं पाठीव. १०. नंतर दावीद 
आपल्या पितरांजवळ :, जाऊन निजला आणि त्यांस 
दावीदयुरींत मूठमाती दिली. ११ दाविदार्ने. इत्लाएलावर 
चाळीस वर्षे राज्य केलें; सात वर्षे हेजनांत व तेहतीस 
वर्षे यरळालेमांत राज्य केलें. 

१२ मग. शलमोन आपला बाप दावीद याच्या 
गादीवर . बसला; त्याने आपल्या राज्यास चांगली बळ- 
कटी आणिली. १३ त्या. समयीं इम्गीथेचा पुत्र अदो- 
नीया हा शल्मोनाची. आहे बथक्षोेबा हिच्याकडे आला. 


| तेव्हां ती .त्यास म्हणाली, तं. मित्रभावानें आला आहेस 


२ष्ड 





| _ १ तो. म्हणाला, होय, मी मित्रमावानें आलें आहें; 
१४ मला: तुजशी कांहीं बोलावयाचें आहे. ती म्हणाली, 
बोल; १५.तो म्हणाला, तुला ठाऊक आहेच कीं मला 
राज्य: मिळालें. होते आणि मीं राज्य करावें म्हणून सर्व 


नीया यास बायको कडून दे. २२ झलमोन राजानें 
आपल्या आहेस उत्तर दिळें, अदोनीयासाठीं तै घुनेम- 
_ करीण अबीशग हीच तेवढी कां मागतेस! तो माझा 
. वडील बंधु आहे त्या अर्थी त्याच्यासाठी किंबहुना 
_ अब्यांथार याजक ब सरूवेचा पुत्र यवाब यांच्यासाठी 
राज्य देखील माग. २३ दालसोन राजार्ने परमेश्वराची 
शपथ वाहून म्हटलें, अदोनीयानें ही. जी मागणी केली 
आहे. तीमुळे त्यानें आपल्या प्रागावर संकट. आगिलें 
आहे; .तसे न घडलें तर परमेश्वर माझे तसेंच, 
किंबहुना. त्माहूनहि अधिक अनिष्ट करो. २४ ज्या परमे- 
श्वराने माझी स्थापना केली, माझा . बाप दांवीद याच्या 
गादीवर मला :बसविळें आणि आपल्या वचनानुसार 
"माझें. घराणें स्थापिठें, त्या. परमेश्वराच्या जीविताची 





अ २३-१९. 





मदगाला, तं. अनायोथ. येथे. आपल्मा सेतवाडींत आऊ 
राहा; ते. मरणदंडांसं पात्र आहेक्ञ तरी मी आज तुला 
मारून टाकीत नाहीं, कारण माझा बाप दावीद याच्या- 


। माझ्या बापाला. ज्या ज्या विपसि प्राप्त झाल्या त्यांचा 


कारण रक्तपात केला आहे. या. दोषाचे मजवरून व 
माझ्या बापाच्या 'घराण्यावरून तूं निवारण करिजील. 
३२ त्यानें केलेला रक्तपात परमेश्वर त्याच्याच शिरीं 
उलटवील; त्याने. तर माझा. बाप दावीद यास नकळत 
आपल्याहून अधिक धार्मिक व: भठे अश्या दोन 
पुरुषांवर म्हणजे इस्लाएलाचा सुख्य सेनापति नेराचा 
पुत्र अबनेर आणि यहुदाचा मुख्य सेनापति येथेरचा 
पुत्र अमासा . यांजवर तुटून पहून त्यांस तरवारीने 


३६५ 


.- अ« २५३ ३-देः 


4 राजे 





गादी यांस 'परमेश्वराकहून सर्वकाळ शांति प्राप्त होईल. 
३४ यहोयादाचा. पुत्र बनाया माने जाऊन : यवाबाबर 
ह्क्म करून. त्यास ठार मारिले, आणि  रानांतील त्याच्या 
स्वतांच्या घरी"त्यास मूठमाती दिली. ३५ राजानें. त्याच्या 
जागीं यहोयादाचा पुत्र बनाया ह्यास मुख्य सेनापति 
नेमिळें आणि अब्याथाराच्या जागीं सादोकास. याजक 
नेमिठें. २६ राजानें विमीस बोंलावून आणून सांगितलें, 
तूं यरुशलेमांत आपल्यासाठी धर बांधून राहा व्र नगरा- 
बाहेर कोठें जाऊं नको. ..:३७ ज्या. दिवशीं तूं 
बाहेर पडून किद्रोन नाल्याच्या: पलीकडे . जाजील त्या 
दिवशीं तू अवश्य . प्रणास सुकझील हे” प्रक समज; 
तुझ्या रक्तपाताचा . दोष तुझ्याच माथी येईल. 
३८ . शिमी 'राजास म्हणाला, ठीक आहे, माझ्या स्वामी- 
राजानें सांगितल्याप्रमाणें आपला दास करील. 'शिमी हा 
बहुत दिवस यरदालेमांत राहिला; ३९ पण तीन वर्षे 
लोटल्यावर. शिंमीचे दोन दास गथचा राजा अखीश 
बिन माका याजकडे पळून गेले; तेव्हां तुझे दास 
ग्रथ येथें आहेत अशी कोणीं, त्यास खबर दिली. 
४० भग दिमी आपल्या गाढवावर खोगीर घाळून 
आपल्या दासांचा शोध करण्यासाठीं गथास आखीशाकडे 
गेला ब॑त्यांस तेथून घेऊन आला. ४१ खिमी 
यरुदालेमाहून गथास गेला होता व आतां. . परत 
आला आहे हें वर्तमान शलमोनास सांगण्यांत आलें, 
४२ तेव्हां राजानें शिमीस बोलावून आणून म्हटलें, 
ज्या दिवशीं तूं येथून निघून कोठेंहि जाशील त्या 
दिवशी तूं अवश्य प्राणास मुकशील हें पर्के लक्षांत ठेव 
असें मीं तुला परमेश्वराची शपथ घालून बजावून 
सांगितलें होतें ना? आणि तूं मला असें म्हणाला 
होतास ना कीं जें मीं आतां ऐके ते ठीक आहे? 
४३ तर परमेश्वराची शपथ व मीं तुल्ग दिलेला सक्त 
हुकूम हीं तूं कां मानिलीं नाहींत १ ४४ राजा दिमीस 
म्हणाळा, माझा बाप दावीद याशीं जी दुष्टाहे तूं केली 

३ई 


ती. सर्व तुझ्या जिवाला ठाऊक आहे, तर परमेश्वर 
तुझ्या दृष्टाईचें प्रतिफळ तुझ्या शिरीं येडे करील. 
४५. झलमोन राजा ससद्ध होईल. व दाविदाचें राज्य 
परमेश्वरासमोर निरंतर कायम राहील. ४६ राजानें 
येद्योयादाचा पुत्र बनाया याला 'हुकूमः केल्यावरून त्यानें 
जाऊन त्याच्यावर. हाक्य केला आणि तो प्राणास. मुकला, 
शलमोनाच्या इस्तें राज्याडा बळकटी आठी... 
१ दालमोनाने मिसर देशाचा राजा फारो 
- याशीं सोयरसंबंध केला; त्यानें त्याच्या मुलीशी 
लक्ष ' करून तिला -दाबिदपुरास आणिले, आणि 
आपलें मंदिर, परमेश्वराचे मंदिर व. यरूालेमाच्या 
सभोवतालची तटबंदी बांधून होईपर्यंत त्यानें तिला 
तेथेंच ठेविलें. २ हा काळपावेतों परमेश्वराच्या नामा- 
साठीं मंदिरे बांधिळें नसल्याकारणाने लोकांना उच्चस्थानीं 
यज्ञयाग करावे लागत. ३ :शलभोन राजाचें परमे- 
श्वरावर प्रेम होर्ते; आपला बाप दावीद यानें. अनु- 


| नियमांप्रमाणे तो चाळत असे; पण तो उचच- 
स्थानीं यज्ञयाग करी व धूप जाळी.. ी 


४ राजा गिवोन येथें यज्ञ करावयास गेला; तें 
सर्षांत मोठें उच्चस्थान होते; तेथल्या वेदीवर शल- 


: मोनाने एक सहक्त होमबलि आरपिले. ५ गिबोन येथें 


परमेश्वराने रात्री स्वप्नांत शलमोनास दर्शन दिले; 
देवाने त्यास म्हटळें, तुला पाहिजे तो वर माग, तो 
मी. तुला देडेन. ६ शलमोन म्हणाला, . तुझा सेवक 
माझा बाप दावीद याजवर तुझी भोठी दया असे; तो 
तुझ्यासमोर तुजशीं सत्याने, घर्मार्ने, ब सरळ वितत्तार्ने 
वागला,  तुजजवळ  त्याच्याप्रीत्य्थ दयेचा एवढा 
ठेवा होता कीं. त्याच्या गादीवर बसावयास त्याला 
तूं पुत्र दिला; वस्तुस्थितिहि अशीच आहे. ७ आतां 
हे माझ्या देंवा परमेश्वरा, तूं आपल्या . सेवकास 
माझा बाप दावीद याच्या लागीं राजा केलें आहे, 
पण मी तर केवळ लहान मूल आहे; चालचलणूक 
कक्षी ठेवावी तें मला कळत नाहीं. ८ तसेंच तू 
निवडिलेल्य़ा लोकांमध्ये तुझा सेवक राहत आहे; त्या 
लोकांचा एवढा समुदाय आहे कीं ते असंख्य व 


«राजे 


अर -! ४१८-4४४७ 





-अहित; ९ यास्तव आपल्या सेवकास तुझ्या 


ळोकांचा न्याय करण्यास सावघान चित्त दे म्हणजे 


मला . बऱ्यांवाहेटाचा विवेक करितां . येहेल. एवढ्या: 


मोठ्या प्रजेचा न्याय करण्यास कोण समर्थ आहे? 
'५०': झलमोनाने हा वर मागितला म्हणून त्यांच्या ह्या 


भाषणाने प्रभु त्याजवर प्रसन्न झाला. ११' देव त्यांस 


म्हणाळा, तूं असला वर मागितला; दीघोयुष्य, थन. 
आपल्या शत्रंचा नाश यांपैकीं कांहीं न मांगतां तूं न्याय 
करण्याची विवेकबुद्धि मागितली; १२ म्हणून मी 
तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे करितों; मी तुला बुद्धिमान व 
विवेकी वित्त देतों; तुझ्यासारखा पूर्वी कोणी झाला 
नाहीं व पुढें होणार नाहीं.. १२ एवढेंच नव्हे तर तूं 
मागितला नाहीं असा आणखी एक वर - ठुला देतों. 
घन आणि. वैभव हीं तुला देतों; तुझ्या सवे आयुष्यांत 
सर्व राजांमध्ये तुजसमान. कोणी असणार नाहीं 
१४ तू आपला बाप दावीद याजप्रमाणें माझ्या 
मागांनी चाळून माझे नियम व माझ्या आज्ञा पाळिझील 
तर मी तुझ्या आयुष्याची ब्ृुद्धि करीन. १५ शलमोन 
जागा झाला तेव्हां आपणास स्वप्न पडलें असें त्यास 
: समजलें; मग यरदाठेमास जाऊन त्यानें परमेश्वराच्या 
कराराच्या कोशापुढें उभें रांहून होमबंलि व' शांत्यर्पणें 
अर्पिलीं व आपल्या सवे सेवकांस मेजवानी दिली. 

"३६ त्या दिवसांत दोनं वेश्या राजाकडे येऊन त्याच्या- 
समोर उभ्या राहिल्या. १७ त्यांतली एक क्री म्हणाली. 
माझे स्वामी, मी व ही खत्री अश्या आम्ही दोघी 
एकाच धरांत राहतो; हिच्याबरोबर राहत असतां मी 
प्रसूत होऊन मला मूळ झालें; १८ मी प्रसूत झाल्यावर 
तिसऱ्या दिवशीं ही ल्रीदेखील प्रसृत झाली. आम्ही 
दोघी एकत्र द्दोतो; आणि आम्हां दोघींदिवाय घरांत 
कोणी परके. नव्हते. १९ रात्री या खर्चे बालक हिच्या 
अंगाखाली सांपडून मरण पावलें; २०४तेव्हां हिने 
अव्या. रांश्री उठून मी आपली दासी निद्रिस्त असतां 
माझा सुल्या माझ्यापोरून घेळन आपल्या उराशी 
निजविला ' आणि “आपटे मेले “भूल माझ्या 'उसशी 
निजविें.. २१ सकाळीं मी बालकॉस दूध पाजण्यासाठी 


उठून .पाहतें तों मूळ मेळेळें आढळलें. सकाळ 'झाल्योवर 


:मीं लक्षपूवेक पाहिळें तेव्हां मला झालेला मुलंगा- हा 


नव्हे असें मला दिसून आटे. २२ दुसरी ख्री म्हणाली; 
छे. नाहीं, जीवंत मुलगा माझा आहे व मेलेला तुझा 
आहे. पहिली म्हणली, छे, : नाहीं, मेला तो तुझा 
मुळ्या आणि जीवंत तो माझा सुलगा; असें राजापुढें 
त्य़ा बोलल्या. २३ राजा बोलला, :एक म्हणते, जीवंत 
मुलगा माझा आहे व॒ मेलेला तुझा . आहे; दुसरी 
ग्हणते, छे, नाहीं, मेलेला तो तुझा सुलगा. 
आणि जीवंत तो माझा मुलगा, २४ भग राजा 
म्हणाला, मला तरवार आणून द्या; तेव्हां राजाला 
तरवार आणून दिली. २५. राजा म्हणाला, या 
जीवंत सुलाचे कापून दोन तुकडे करा, अधी हिला 
द्या आणि अर्धा तिला द्या. २६ तेव्हां ज्या बाईचें तें 
जीवंत . मूल होतें तिचीं आंतडीं आपंल्या मुलग्यासाठीं 
तुट्न ती ' राजास . म्हणाली, माझे स्वामी, जीवंत 
मुलगा तिला द्या पण त्यांस: मारून टाकूं नका. दुसरी खत्री 
म्हणाली, तो न माझा न -तुझा, त्यांचे दोन: भाग करा. 


. २७ मग राजानें म्हटलें, हा. जीवंत मुलगा पहिलीस 


द्या, त्यांस भारू नका, कारण तीच त्याची आई. 
२८ रांजाने हा न्याय केला तो सवे इद्ताएल लोकांच्या 


_कॉनीं गेला, तेव्हां त्यांच्या ठायीं राजाविषयीं पूज्यबरुद्धि 


उत्पन्न झोली, कारण न्यायइनसाफ करण्याचें दैवी 
ज्ञान त्याच्या ठायीं आहे हें त्यांस दिसून आलें. 

१ ' शलमोन राजा सवे इख्राएलाचा राजा 

९ कषोता. २ त्यांचे सरदार हे होते; सादोकाचो पुत्र 

अजऱ्या याजक, ३ शिशाचे पुत्र अलिहोरेफ व 


 अहीया .हे चिटणीस, अहीलदाचा पुत्न यहोशाफाट 


बखरनवीस; ४ यहोयादाचा पुत्र बनाया सैन्यावर होता; 
सादोक: व अब्यांथार हे याजक होतें. ५ नाथांनाचा 
पुत्र अर्जैऱ्या  कंमावीसदारांवर होता; नाथानाचा 
पुत्र जांबूंद हा प्रधान व राजमित्र होता; ६ अहीशार 
हा खानगी कारभारी होता व अन्दांचा पुत्र अदोनीराम 
बिगाऱ्यांवर होता. शलमोनाचे बारा 'कमावीसदारं 
असत; ते सवे इद्लाएलावर नेसिलेठे असून राजास व 


२१६७ 


अ० ४:७-५:२ 


१ राजे 





त्याच्या घराण्यास अन्नसामभ्री पुरवीत; वर्षांतून एकेका । पक्षी. २४ महानदाच्या अलीकडल्या सर्वे देशांवर 
महिन्याचा पुरवठा करण्याचें काम एकेकाकडे _ असे. | म्हणजे. तिफसाह येथून गज्जापर्यंतच्या देशांवर जितके 


८ त्यांचीं नांवें हीं : एपाइमाच्या डोंगरी प्रदेशांत बेन-हूर; 
९ माकस, शालबीम, बेथ-झेमेश व एलोन-नेथ-हानान 
यांत बेन-देकर; १० अशबोथांत बेन. हेसेद, याच्याकडे 
सोखो व हेफेर प्रदेश होते; ११ दोरच्या सवे. पठारांत 
बेन-अबीनादाब; शलमोनाची कन्या टाफाथ ही त्याची 


स्री होती; १२ तानख, मगिहो आणि बेथ-शानचा. 


अवघा. प्रदेश. म्हणजे सारतानाजवळील इग्नेलाखालचा 
बेथ-शानापासून अनेल-महोलापर्येत आणि यकमामाच्या 
पलीकडच्या बाजूपर्यंत असलेला प्रदेश यांत अहीळदाचा 
पुत्र बाना हा होता; १३ रामोथ-गिलादांत बेन-गेबेर 
होता; याच्याकडे. मनसयाचा पुत्र याहेर याचे. गिलादां- 
तले . गांब. होते; यादिवाय आणखी . बाशानांतला अर्गोब 
प्रांत. यांतलीं तटबंदी व. पितळेचे अडसर असलेलीं 
साठ ..मोठीं . नगरे त्याच्याकडे .होतीं; १४ इद्योचा पुत्र 
अहीनांदाब महनाइमांत  होताउ, “१५. नफंतालींत 
अहीमासं 'हया. होता; त्यानें. शालमोनाची कन्या बासमथ 
हिच्याशीं विवाह केला; होता. १६ आक्षेर व आलोथ 
यांत हुशयाचा पुत्र बाना हा होता; १७ इस्साखारांत 
पारूहाचा पुत्र यह्दोशाफाट हा होता; १८. बन्यामिनांत 
एलाचा पुत्र शिमी. हा होता; १९ उरीचा पुत्र गेबेर 
हा गिलादांत होता; या एवढ्या , देशांत तो एकटाच 
कमावीसदार होता. :-अमोप्यांचा. -राजा. दिहोन .आणि 
बाशानाचा. राजा. ओग यांचा... हा. देश. पूर्वी होता. 
२० यहूदा व इद्लाएल हे समुब्रकिनाऱ्याच्या वाळूप्रमाणें 
संख्येने बहुत असत; ते:खाऊमपिऊन चैनींत असत. 


राजे होते त्या. सर्वावर डालमोनाचें प्रभुत्व होतें; आणि 
आसपासच्या. सर्व देशांच्या लोकांशीं त्याचें सख्य असे. 


“२५ दानापासून बैर-देच्यापर्यत सारे यहूदी व इस्लाएल 


आप्रआपली द्राक्षालता व अंजीर वृक्ष ह्यांच्याखालीं 
शल्मोनाच्या सर्व कारकीर्दीत निमेय राहत होते. 
२६ रथांच्या घोल्यांचीं चाळीस हजार ठाणी व बारा 
हजार स्वार शलमोन बाळगून होता. २७ शलमोन 
राजास व त्याच्या पंक्तीस भोजन करणार्‍यांसाठी 
कमावीसदार त्यांच्या त्यांच्या नेमिलेल्या महिन्यांस 
अन्नाचा पुरवठा करीत; कोणत्याहि पदार्थांची वाण ते 
पह देत नसत.. २८ र॒थांच्या व स्वारीच्या घोल्यांसाठीं 
जव व पेंढा लागे तो प्रत्येक कमावीसदार नियमाप्रमाणे 
पोंचता करीत असे. 

२९ देवाने शलमोनास अलोट दाहाणपण व बुद्धि 
दिली आणि समुद्रकाठच्या वाळूसारखें. विछाळ मन दिलें. 
३० शलमोनाचें शहाणपण सर्वी पूर्वेदेशनिवासी 
आणि मिसरी यांच्याहून अधिक होर्ते. ३१ तो सव 
मजुष्यांहून, एञाही एथान, हेमान व माहोलाचे पुत्र 
कल्कोळ व. ददो या सर्वाहून. शहाणा होता, आणि 
त्याची कीर्ति, आसपासच्या.- सवे... राष्ट्रांमध्ये पसरली. 
३२ . त्यानें... तीन हजार नीतिसूर्जरे कथिलीं व: एक 
हजार पांच..गीतें रचिली. ३३ त्यानें लबानोनावरील 
देवदारूपासून तो भिंतीतून उगवणाऱ्या एजोब झाडा- 
पर्यैत .सवे उद्धिल्यांचें विवेचन केलें;. तसेंच पद्च, पक्षी, 
रांगणारे-जंतु. व . मासे यांचेंहि 'त्यानें विवेचन केलें. 


२१ महानदापासून पलिष्टयांच्या . देशापर्यंत व मिसर । ३४ प्रथ्वीवरील ज्या ज्या राष्ट्रांनीं व ज्या ज्या राजांनी 


देशच्या सरहद्दीपयेत . सवे राज्यांवर. शलमोनाचें सावे 


शलमोनाच्या शहाणपणाची कीर्ति ऐकली त्यांच्याकडून 


भौमत्व होतें; तेथील लोकांनीं शलमोनाच्या सवे आयुष्य- | लोक त्याचें शहाणपण ऐकावयास येत असत. 


भर त्यास करभार दिला व ते त्याचे अंकित राहिले. 
२२ झलमोनास एका दिवसाची भोजनसामग्री लागे ती 
येगेप्रमार्णे: तीस कोर मापाचे सपीठ; साठ कोर मापाचे 
पीठ; २३. दहा थुष्ट बैठ, कुरणांतले बीस क्ल, शंभर 
मेर २... यांखेरीज हरिणें,: सांबरे, मेकरें, व आणली पुष्ट 


१ कांद्दी दिवसांनीं सोरचा राजा. हीराम यानें 
आपले सेवक शल्मोनाकडे पाठविले; शळमोनाचा 
अभिषेक होऊन तो आपल्या बापाच्या जागीं 

गादीचर बसल्याचें व्तसान त्यानें ऐकले होते; हीराम 
ब दावीद यांची अखंड. मैत्री होतो. २ शल्मोनानें 


३६८ 


क्रराजे अ० ५२-६६ 


हे शशााधाशाााााााकााावावाबवाा शशवाय 
. हिरार्मास ..सांगून पाठविलें ' कीं ३: माझे | 
क्षावीद. यांचे शतु परमेश्वर पादाक्रांत . करीपर्यंत | शहाणपण दिले; हिराम व शलमोन यांच्यामध्यें संख्य 
त्यांच्या सभोवार युद्ध चाललें. - असल्यामुळें - त्यांला । राहिलें आणिं त्या दोघांनीं करारमदार केले. र 
आपला देव परमेश्वर याच्या नामासाठीं मंदिर बांधितां |: *) ३. शल्मोन राजार्ने : सवे इस्नाएलांतंल्या लोकांवर 
. झालें नाहीं हे. आपणाला ठाऊक आहे; ४ पण आतां | बिथॉर बसविली, ही निगार तीस हजार मनुष्यांची 
माझा : देवं परमेश्वर याने. मला चोहोकडे स्वास्थ्य दिलें | होती. १४ ल्बानोन पर्वतावर दरमहा पाळीपळीनें 
आहे; कोणी शत्रु अथवा अरिष्ट राहिलें नाहीं. | दहा दहा हजार बिगारी त्यानें पाठविले; एक महिना 
५..प्ाहा, .मीं आपला देव' परमेश्वर यांच्या नामासाठी;| ते लबानोन . पर्वतावर राहत व दोन  मंहिमे वरी . 
मंदिर . बांध्रण्याचें . योजिळें आहे; परमेश्वराने माझे | राहत; अंदोनीरांम ह्य. 'बिगाऱ्यांवर 'होता:” ' १५: शॉर्ल- 
' वडील दावीद. यांस म्हटलें होतें कीं तुझ्या जागीं तुझ्या | भोनाचे'. सत्तर हजार ओशेकरी आणि पॅहेडांवरे ऐशी. 
आदीवर . तुझा जो पुश्र मी बसवीन तोच माझ्या | हजांर पाथरवट होते; १६ शलमोनाच्या कामावरील 
'नामासाठी मंदिर बांधील; त्याप्रमाणें मी. करणार आहें..| सुल्थ अमलदारांखरीज आणखी तीन हजार तीनही 
६ तर आतां मजसाठीं लबानोन पवेतावरील गंधसरू | अंमलदार कामकरी . लोकांचा बंदोबस्त करावयास 
कापण्याची आज्ञा द्या; माझे सेवक आपल्या लोकांबरोबर । नेमिळे होते. १७ मंदिराचा ' पाया घडीव 'चिऱ्यांचा 
.राहतील; जी कांहीं मजुरी आपण ठरवाल ती मी आपल्या | घालावा म्हणून राजाजेने मोठमोठे व मोलवान्‌ पाषाण 
सेवकांस देन; आपल्याला हें ठाऊक आहे. कीं इमारती लाकडे । खोदून काढण्यांत आले. १८ हलमोनाचे व हिरामाचे 
कापावयार्चे . कसब सिदोनी लोकांसारखे आमच्या: | कारागीर आणि गिबली लोक यांनीं ते घडिले; मंदिर 
त्ोकांपैकी कोणांत नाहीं. ७-.शलमोनाचा हा निरोप | बांधावयासाठीं लाकडें व चिरे त्यांनीं तयार केले. 
: ऐकून हिरामास फार आनंद क्षाला व तो म्हणाला, १ 'इक्लाएल लोक मिसर देद्यांतून निघाल्यापासून 
या थोर राष्ट्रावर राज्य करण्यासाठी दाविदास असा । & चारशेंऐशाव्या वर्षी, इस्लाएलावरील शल्मोनाच्या 
शहाणा पुत्र ज्यानें दिला आहे त्या परमेश्वराचा आज | ' कारकीर्दीच्या” चौथ्या वर्षी, दुसऱ्या म्हणजे जिव 
मी धन्यवाद करितों. ८ हिरामानें शलमोनास . सांगून । नांवाच्या महिन्यांत झळ्मोनाने परमेश्वराचे मंदिर 
पाठविलें कीं आपण पाठविरूला निरोप मीं ऐकला; गंघ- | बांधण्याची सुरवात 'केली. ९ शलमोनानं परमेश्वरा- 
सरूच्या व देवदारूच्या लाकडांविषयीं जें आपलें सांगणें । साठीं मंदिर बांधिळें, त्याची लांबी ,साठ हात, रुंदी 
आहे. त्याप्रमाणे मी करितों. ९ माझे चाकर तीं | वीस हात व उंची. तीस हात होती. ३ मंदिराच्या 
लाकडे ल्बानोनाहून समुद्रापर्यंत . नेतील; तेथें त्यांचे । पवित्रस्थानांपुंढौळ देवडीची लांबी वीस हात म्हणजे 
तराफे करून जें ठिकाण आपण मला नेमून द्याल तेथें | मंदिराच्या रुंदीएवडी होती, आणि मंदिरांसंमोर तिची 
जलमागोनें “तीं मी. पोंचतीं . करीन. तेथें. ती मी सोड- रेंदीः होती. ४ त्यानें मंदिरास खिंडक्या 
_ बूम ठेवीन; मंग. तेथून: तीं. आपणं घेऊन जा; माह्या | केल्या त्यास जाळ्या कायम ब्सनिल्या होत्या. 
न 'उदणजे मंदिराच्या. निंतींस लागून सभोवार मजले 
आणि मंदिराचे पविश्रत्थान--आणि परस- 
पवित्रेस्थांन यांच्या भिंतींस. लागून सभोवार मजले 
ी आणि मंदिराच्या सभोवार कोठल्या केल्या 
हूँ. आणि वीस मैरपें' निर्भेळ तेलं .पुरविळें; हा एवढा । ६ सवात. खालच्या मजल्याची रुंदी पांच हात, मधल्या. 
पुरवेठा प्रतिवर्षी शलमोन हिरामास करीत. असे. | मजल्याची सहा हात व वरच्या मजल्याची सात हात 
, २ ३६९ 











वरे: परमेश्वराने आपल्या वचनानुसार: शलमोनॉस 





षु 

। केळे 

4 'पवित्रस्थ 
केले; 


अ० ६४५६-२२ 


तोडे ठेविले होते, ते अशासाठी कीं मंदिराच्या. भिंतीत 


तुळ्या शिरू नयेत. : ७ .खाणीपाद्लींच घडिलळेले . चिरे 
आयते. आणून. :तें. मंदिर, -बांधिले;- तें बांधीत असतां : 


हातोडा, कुऱहूड करवा. अशा. कोणत्याहि लोखंडी 
हृत्याराचा. . आवाज. मंदिरांत ऐकू आला नाही. 
<..बाहेरच्या .कोठल्यांतील. मजल्याचे दार मंदिराच्या 


उजव्या .. बाजूस ; होते; ::लोक नागमोडी शिडी चढून 
मधल्या. -कोटड्यांत -जात; .. आणि सधल्यांतून वरच्या : 


कोठड्यांत जाल. ६-या प्रकारें: त्याने- मंदिर . बांधून. पुरें 
केलें व त्याक्त .त्यानं-.गंधसरूच्या फळ्या व तुळया यांचा 
कुट्टीपाट...केला. . १० 'सवं मंदिसस.. लागून. जे मजले 


होते: .ते. पांच...प्रांथ हत उंच होते.व ते गंघसखूल्या । 


तुळ्यांनी. मंदिरास भिडविले होते. ह 
: ११ अस परमेश्वराचे. हें वचन - ठालमोनास. 'प्राप्च 
झालें: १२ तूं हें मंदिर बांधीत आहेस, त्या अर्थी 
तूं माझ्या नियमांप्रमाणे चाललास, माझे निर्णय पाळिलेस 
व माझ्या सव आज्ञा मानून. .त्याप्रमाणें वागलास 
तर मी जॅ. वचन. तुझा बाप <दावीद यास दिलें तें 
तुझ्याशी. कायम. करीन. १२३ सी इस्राएलामध्ये- वस्ती 
करीन; माझ्या इद्लाएल प्रजेस मी. :याकणार्‌--नाहीं. 

- १४. हलमोनानं तें. मृंद्विर बांधूनः:. पुरु. केलें 


१५ त्याने त्या मंदिराच्या .: भिंतीस आंतल्या- बाजूने . 
गंधसरूच्या तत्तयांची मढवणी केली;. जमिनीपासून . 


कडीपाटापर्यंत आंतून तक्त्यांची-- मढवणी . केली;- आणि 


भंदिराच्या जमिर्न[स त्यानं दवदाळुची तक्तपोशी. केली. . 
१६ मंदिरर्‍या मागल्या. भागी जमिनीपासून .-कडी- 
पाटापर्यंत ब्रीस. हात, गंधसरूच्या. तक्तयांची . समढवणी : 
केली; या प्रकारें त्यानें प्रमपवित्रत्थानासाठीं मंदिराला 
१७ त्या ...गाभाऱ्या- 


एक गाभारा.. तयार केला. 
समोरील मंदिराची... लांबी, -चाळीस ह्यत... होती. 
१८ आंतल्या भागी मंदिराच्या भिंती गंघसरूलच्या 





4 राजे 
होती. हती, लात. वसि मफलर बक कच रा या य मंदिराच्या आसपासच्या गिंतींस बाहेरून 





-आंतल्या भागी “ परमेश्वराच्या कराराचा कोठा ठेवण्या- 
साठीं र्‍त्यार्ने "एक गाभारा तयार केला. २० त्या 
गाभार्‍्याची लांबी, रुंदी व उंची प्रत्येकी वीस हात होती. 
त्यानें तो. शुद्ध सोन्याने मढविला होता; गंघसर्रर्च 
केलेली वेदीहि: त्यानें सोन्याने मढविठी. २१ झल: 
मोनानें तें मंदिर आंतून शुद्ध सोन्याने मढविलं व परम: 
पवित्रस्थानासे. त्यानं सोन्य़ाच्या सांखळ्या आडब्य 
स्ञञविल्या व ते. परमपवित्रस्थानाहि सोन्याने मढविलें 
२२ त्यानें सर्वे मंदिर सोन्याने मढवून मंदिराचे काम 
समाप्त केलें; तसेंच त्यानें परमपवित्रत्थानास लागून 


'असलेली वेदी. सगळी सोन्याने मढविली. २३ जेतून 


लाकडाचे दहा दहा हात. उंच असे' दोंन क्ररूब 
करून त्यानें त्या गाभाऱ्यांत ठेविले. २४ करूबाचा 


॥ एक - पंख पांच हात वे दुसरा पंख पांच' हात 


होता; एका पंखाच्या टोकापासून दुसऱया पंखाच्या 


१ सेकापर्यंत' दहा हात अंतर होतें. २५ दुसरा करूबहि 


दहा हात उंच होता; दोन्ही करूव एका मापाचे 
व एका आकदाचे होते. २६. एका करूबाची उंची दहा 
हात: होती, दुसर्‍या करूबाचीहि तेवढीच होती. २७ 
आंतल्या: गाभाऱ्यांत त्यानें ते करूब ठेविले; करूबांचे 


। पंख असे पसरले होत कीं एका करूवाचा एक पंख: एका 


बाजूच्या -भिंतीस व दुसऱ्या करूबाचा एक पंख दुसऱया 
बाजूच्या : भिंतीस लागलेला होता; त्यांचे दुसरे दोन 
पंख. गाभार्‍याच्या मधोमध एकमेकांस लागलेले होते. 
२८ त्यानं ते. करूव सोन्यानं मढविले. २९. त्या 
मंदिराच्याः सव भिंतींवर सभोवार. आंतून ब बाहेरून 
करूब, खजुरीचीं झाडें व फुललेली फुलें कोरिलीं होतीं. 
३ त्या. मंदिरांची आंतली व बाहेरली जमीन सोन्याने 
मढबिली होती; ३१ माभाऱ्याच्या दासंस त्यानं जैतून 
ल्क्रडाची.. कवाडे लाविलीं होतीं; कपाळपट्टी व दाराच्या 


ह्या; यांनीं. भिंतीचा. पांचका भाग व्यापिला होता. 
३२ तीं दोन्ही दारें जैतून लाकडाची असून त्यानें त्यांबर 


तततय़ांनीं .मढविल्या . असून त्यांवर, 'अँद्रावणें.ब फुलले) करू, खलुरीच्रीं झाडे. व फुललेली फुले कोरिलीं असून 
'फुळं कोरिडी होतीं;: चोहोकडे. गुंधसूरूच :गंधसरू:होता: । तीं सोन्याने मढविलीं होती;-' करूब्संवर. व खजुराच्या 
दगड असा... मुळींच दृष्टीस पडत, नसे. ..१९ मंदिराच्या | झाडांवरह सोनं लाब्रिल होतें..;२२ त्यानं मंदिराच्या 


1-1 १२७७ 


$-राजे 


अ५०६०-३ क मका * 


हऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑशशशाध॒षााााााधाााााशााधााााााा॒ब॒बाय॒यााजबयजजजजजजबबहिह3न्निजिण््ाा न 


दारासाठींहि जैतून लाकडाची चोकट बनविली होती; 
तिने भिंतीचा चोथा भाग व्यापिला होता; ३४ त्याचीं 


दोन कवाडे देवदारूचीं होतीं: प्रत्येक कवाडाला दोन दोन 


दुमटण्या होत्या. ३५ त्यानें त्र्यांवरहि करूब, खजुरीचीं 


झाडें व फुललेली फुलं कोरिलीं होतीं, व हें खोदकाम 


सोन्याने मढविलं होतें. . २६ त्याने आंतळें अंगण 
बांधिळें होतें त्यास चिर्‍याच्या तीन रांगा व गंधसरूच्या 


तुळय़ांची एक रांग लाविली होती. ३७ चौथ्या वर्षी 


जिव महिन्यांत परमेश्वराच्या मंदिराचा पाया घातला; 
३८ आणि अकरावे वर्षी वूल महिन्यांत म्हणजे 
आठव्या महिन्यांत संदिर आंतल्या एकंदर . उपकरण- 
साहित्यासहित नसुन्याप्रमाणें. पुरें झालें. याप्रमाणें तें 
मंदिर बांधण्यास शलमोनास सात वर्षे लागलीं... 
१ शाळमोनाला आपला वाडा बांधून पुरा करा- 
५७ वयास तेरा वर्षे लागलीं. २ त्यानें लबानोनवनग्रह 
नांवाची इमारत बांधिली होती; तिची लांबी शंभर 
हात, रुंदी पन्नास हात व उंची तीस हात होती; ती 
इमारत गंधसरू लाकडाच्या खांबांच्या चार रांगांवर उभी 
होती; त्या खांबांवर गंधसरूच्या तुळया ठेविल्या होत्या. 
३ खांबांच्यावर एकेका. मजल्यावर पंधरा पंधरा 
अशा पंचेचाळीस कोठड्या त्यानं केल्या होत्या; त्यांस 
गंधसख्चचा कडीपाट होता. ४ तिन्ही मजल्यांस तुळया 
असून तिन्ही मजल्यांवर समोरासमोर खिडक्या होत्या. 
५ सर्व दारें व॒ त्यांच्या. चौकटी चौरस. होत्या, 
तिन्ही मजल्यांवरील खिडक्या समोरासमोर होत्या. 


६ आणखी त्यानें खांबांची एक. देवडी केली होती, तिची 
लांबी पन्नास: हात व..रुंदी. तीस हात होती; त्या...खांबां-.. 
पुढें एक देवडी केली असून . सर्नापुढे - एक: ओटी होती; । 


तिला खांब होते. ७ मग सिंहासनावर बसून न्याय 
करण्यासाठीं एक दिवाणखाना त्यानं केला होता; हीच 
न्यायसभा होय; तिला खालपासून वरपर्यंत. गंधसरूची 
तक्तपोशी केली होती, ८ त्या दिवाणखान्याच्या 
आंतल्या बाजूच्या चौकांत त्याचें राहावयाचे धर होतें; 
तेंहि वरच्यासारखेंच बनविले होतें. शलमोनानें फारोच्या 
कन्येशीं लम्न केलें होतें, तिच्यासाठी सदरील दिवाण- 


' खान्यासारखेंच घर बांधिले होतें. “९. या : सगळ्या 


इमारतीस पायापासून मुढेरीपर्यंत॑ आंतून : “बाहेरून 


'मोलवान_. तासींव व्विरे लाविले होते: ते खिरे मापून 


करवतींनीं विरून तय़ार केले होते; .बाहेरल्य़ा , मोड्या 
अंगणांत ते लाविले होते. १० त्यांचा पायाहि दहा दहा, 
आठ आठ हात लांबीच्या मोठ्या व मोलवान. पाषाणांचा 
घातला होता. ११ त्यांवर . मापून तासलेले मोलकान 
पाषाण व गंधसरूचीं . लाकडें हीं होतीं. ३२ मोठ्या 
अंगणाच्या सभोवार तासलेल्या चिऱ्यांच्य़ा . तीन 
रांगा. व गंधसरून्या तुळय़ांची एक रांग : होती; 
परमेश्वराच्या मंदिराजें आंतळं अंगण. व त्या मंदिराची 
देवडी. यांच्याप्रमाणे. ही रेचना- होती. 

१३ मग शलमोन राजानं सोर येथून हिरामास 
बोलावून :आणिले. १५४ .तो नफताली वंद्यांतील एका 
विधवेचा पुत्र होता; त्याचा बाप सोरांतला एक 
तांबट होता; 'पितळेचें सगळें काम करण्यास लागणारे 
शहाणपण, अक्कळ व कौंडाल्य हो त्याच्या ठायीं 
भरपूर होतीं: तो शलमोन राजाकडे येऊन त्याचें. सर्व 
काम करूं लागला. १७ ' त्याने पितळेचे अठरा अटरा 
हात उंच असे दोन खांब. तयार केले; त्या प्रम्येकाला 
वेढावयास बारा. हात दोरो लागे. १६ त्यानं त्या 
खांबांच्या शेंड्यांवर “बसविण्यासाठी पितळेचे दोन. ओतींव 
कळस केले; एकंक्रा कळसाची उंची पांच पांच हात 
होती. १३ खांबांच्या: शेंढ्यांवरोल कळसांस वुद्रोदार 
जाळ्या आणिं. साखळीच्या माळा केल्या: एकाला 
सात व दुसऱ्य़ाला- स्हन.१८ र्‍या पकारे म्यान ख्यांब-नयार 
करून त्यांच्या <शेच्यांबर* ग््येक्त. क्ररसातकय झाकण्यासाठी 


:जाळ्यांच्या “एका रांगेवर" .. डाळिंबाच्या *दोतंः संगा 


केल्या. :. १९--जे. कळसः-:.: देवडीच्या . . खांबांच्या 
शोेंब्यांवर. होते. 'त्यांच्या. चार. .हात *जायेन कमळाचे 
कास केलें होतें. २० प्रत्येक खांबाच्या शेब्यावर 
जाळीला लागून असलेल्या गोलाईच्या- जवळ आणखी 
एक कळस केला होता; आणि प्रत्येक कळसावर 
ओळीने दोनशें डाळिंबांच्या रांगा  कोढिल्या 
होत्या. २१ हे खांब त्यानें मंदिरच्या दवडीजवळ 


३७१ 


अ०-७१२१->४३ 


*4-राजे 





उभे. केले. होते; उजवीकडला खांब. उभा केला 
त्यास याखीन ( तो स्थापील ) हें नांव दिलें होतें व डाव्या 
बाजूस खांब उभा केला त्यांस बवाज (त्याच्या. ठायीं 
सामध्ये ) हे:नांव दिलें होते. २२ खांबांच्या दोंच्यांवर 
कमेळें- काढलेली होतीं; - खांबांचे काम अशा भ्रंकारें 


संपले. .२३ संगं त्यानें एक गंगाळसागर ओतविला होता; 


त्याचा' कांठाकडंला व्यास * दहा हात होता; त्यांचा 


आकार गोळ असून त्याची उंची पाच हातं होती व. 


त्यांचा परीघ तीस हांत होता. २४ त्याच्या काठाखालीं 
सभोवार एका एका हाताच्या अंतराने दहा देहा 
इंद्रावर्ण कोरिलीं होतीं; . तीं त्यो सगळ्या गंगाळेसागरा- 
सभोवतीं. होतीं; हा. गंगाळसांगरं ओतिलो. तेव्हांच इंद्रा 
चरणांच्या ह्या/ दोन.. रांना त्याच्या” अंगच्यांचे ठेविल्या 
होत्या. २५ हा गंगाळसागर बास बैलांवर ठेविलाःहेता; 
त्यांपैकीं, तीन उत्तराभिमुख, ' तीन पश्चिमाभिमुख; तीन 
दक्षिणाभिमुख, व तीन पूर्वाभिमुख : होत; त्यांच्यावर 
तो गंगाळसागर ठेविला असून त्या सर्वांचे मामले भाग 
आंतल्या. अंगास होते. २६ त्याची जाडी वीतभर 
होती; . त्याचा कांठ:' कटोऱ्याच्या कांठासारखा* असून 
त्यावर कमलपुष्पें कोरलीं. होतीं; त्यांत: दोन. हृजार 
ब्रेथ पाणी राहत असे. 
चौरंग केले होते; प्रत्येक्र:चौरंगाची लांबी चार हात, रुंदी 
चार हात व उंची. तीन हात होती; २८ आौरंगाची 
घडण येणेंप्रमार्णे होती;..स्थांस॑ पत्रे लाविळे होते आणि 
ह्या पत्र्यांस सभोबार कॅंगोरें होते कंगोऱ्यां- 


:२७ 


मधल्या पत्र्यांवर -सिंहृ, ' वेल व. कहूब- यांच्या आकृति 


.कोरिल्य़ा होत्या; ह्या  कंगोऱ्यांवर एक बेठक होती; 
सिंहांच्या.: ब. बैलांच्या. खालीं लोंबत्या ' माळा कोरिल्या 
होत्या. ३० प्रत्येक चौरंगोला पितळेची चार' चार 
चाके ब पितळेच्या 'धुऱ्या केल्या होत्या; प्रत्येकाच्या 
चारी पायांस लागून ओतींव खांदे होते; तें खांदे 
गंगाळ ठेवण्याकरिता वरच्या भागीं ओतून जोडिले होते. 
त्यांच्या बाजू 'माळांनीं छृंगारिल्या होत्या. ३१ कळसांच्या 
आंतल्या बाजुपासून वरपर्यंत त्याचें तोंड एक हात 
१ एंक माप. 





त्यानें पितळेचे दहा . 


उंच होतें; हॅ तोंड बैठकीसास्खें असून त्याचा व्यास 
दीड हात होता; त्याच्यावरहि कांहीं कोरींब काम होर्ते: 
त्याच्या पद्द्या गोल नसून चौकोनी होत्या. ३२ चारी. चंकरे 
पट्ट्यांच्या खालीं होतीं; आणि प्रत्येक चक्राच्या धुऱ्या 
तळाशीं- जोडिल्या होत्या; त्या प्रत्येक चक्राची उंची 
दोड हात होती. ३३ चक्राची घडण रथचक्रासारखी 
होती; त्यांच्या धुऱ्या, पुढ, आरे आणि तुंबे 
हीं सवे: ओतींव होतीं. ३४ प्रत्येक चौरंगाच्या 
चारी. कोपऱ्यांस' चार खांदे होते; हे खांदे व 
चौरंग दोन्ही अखंड होते. ३५ प्रत्येक चौरंगावर 
अर्था हात ' उंच गोलाकार .झांकण होतें; आणि त्या 


| झाकणाचे . टेकावे व. त्याच्या 'पट्ट्या हीं चौरंगाशीं 


अखंड होतीं. २३६ त्या टेकाव्यांच्या प्ष्ठमागावर व 
थत्यांवर त्यांच्या त्यांच्या परिमाणाप्रमाणें करूब, 
सिंह, खजुरीचीं झाडें कोरिलीं होतीं व सभोवार माळा 
दाखविल्या होत्या. ३७ या प्रकारें त्यांनीं ते दहा 
चौरंग केले; ते सर्व एकाच सांच्यांचे, एकाच मापाचे व 


'एकाच आकाराचे होते. २८ आणखी त्यानें पितळेची 


दहा . गंगाळें केलीं होतीं; एकेका गंगाळांत चाळीस 
चाळीस बथ पाणी राहत असे; त्या प्रत्येक गंगाळाचा 
व्यास चारं हात होता; त्या' दहा. चौरंगांतील प्रत्येकावर 
एक एक गंगाळ होतें. ३९ त्याने पांच गंगाळें मंदिराच्या 
दक्षिणेस व- पांच गंगाळें उत्तरेस ठेविलीं होतीं; आणि 
गंगाळसांगर मंदिराच्या उजवीकडे, आग्नेयीस ठेविला 
होता. ४० तसेंच हिरामानें गंगाळें, पावंडीं व कटोरे हीं 
बनविली. या प्रक्रारें हिरामानें शलमोन राजासाठी परमे- 
श्वराच्या मंदिराचे जें काम करावयाचें होतें तें संपविले; 
४५ तें असें: दोन खांब, त्या खांबांच्या दोंब्यांवरील 
कळसांचे प्याल्याच्या आकाराचे भाग, ब त्या दोर्न्ही 
खांबांच्या . शेंब्यांवरील प्याल्याच्या आकाराच्या कळसांचे 
भांग झांकण्यासाठीं जाळ्या केल्या; ४२ त्या दोन 
जाळ्यांसाठीं चारशे डाळिंबे केलीं; खांबांच्या शेंब्यां- 
वरील प्याल्याच्या आकाराच्या कळसांचे भाग झाका- 
वयाच्या जाळ्यांसाठीं ह्या डाळिंबांच्या दोन दोन रांगा 
होत्या; ४३ दहा चौरंग व त्यांच्यावरील दहा गंगाळें 


३७२ 


१ राजे 


अ०: ७४४४-१७ 





कहा ढे शातागरः द. लाव्याखाळ्ये, मारा; बेळ यथे दी तय जम खा यनी जवे यका क एंक गंगाळसागर- व त्याच्याखाळचे बारा: बैल; 
'ड५ुतशींवः पात्रें, पावडीं व कटोरे हीं. बनविलीं होतीं; 


परमेतराच्या 


असून त्यांस जिल्हे दिली होती. ४६ राजाने तीं 
यादेन :“खोऱ्यांत सुक्रोथ व 'सारतान .- यांच्यामधील 


प्रेदेशातल्यांः विकणमातींत ओतविलीं- होती. ४७ तीं 


पात्रे. पुष्कळ:-असल्यामुळें शल्मीनानें तीं वजन केल्या- 
वांचून ठेविलीं होतीं, 'पितळेचें-बजंन काढिले नव्हतं; 


४८ परमेश्वराच्या मंदिरांत जितकीं पात्रें होतीं तितकी : 
हीं: वेदी व: 


सगळीं शलमोनानं करविली; तीं 
समर्पित भाकरी ठेवण्याचें मेज हीं सोन्याची केलीं होतीं; 


४९ गाभाऱ्यासमोरील उजवीकडल्या पांच' व "डावीं- 


- कडल्यां. पांच. समया शुद्ध सोन्याच्या करविल्या होत्या: 
त्यांचा पुष्पश्रुंगार, चाडी व व्विमटे हीं सोन्याची 
करविलीं होतीं; ५० पेले, कातरी, कटोरे, चमचे व 
धूपदाने हीं शुद्ध 
मंदिराचा अंतर्भाग म्हणजे. परंमषवित्रस्थान याच्या 
कवाडांची, व . मंदिराच्या म्हणजे पवित्रस्थानाच्या 


कवाडांचीं बिजागरें सोन्याची -करविलीं होती. ५१ या | 
प्रकारें परमेश्वराच्या मंदिरांचे जें जे काम'- शलमोन | 


राजानें हातीं घेतलें. तें. समाप्त झालं. : नंतर. आपला 

बाप. दावीद यानें संमार्पिलेळें सोनं, चांदी आणि पाज 

हीं शल्मोनानें आंत आणून . परमेश्वराच्या मंदिराच्या 

भांडारांत ठेविलीं 

ी १ मग शलमोन राजानें परमेश्वराच्या करारांचा 
€€ कोश दावीदपुरांतून म्हणजे सीयोनांतून वरली 
_ आणावयासाठीं इस्राएलाचे वडीळ॑ जन, वंशांचे 


सर्व मुख्य व सर्व पितूकुळांचे सरदार यांस शलमोन | 
राजाकडे यरालेमांत जमा केलें. २ सवे इस्राएल 


पुरुष एथानीम मासीं म्हणजे सातव्या महिन्यांतल्या 
सणाच्या दिवसांत शलमोन  राजापाशीं जमा झाले; 
३ इस्नमाएह लोकांत सर्व वडील जन आले तेव्हां 
याजकांनीं कोर उत्ळून घेतला. ४ परमेश्वराचा 
कोश, दर्शनमंडंय आणि. त्या मंडपांतीह सर्व पवित्र 


मंदिरांतील जीं हीं पात्रें हिरामानें : 
शॅलभोन राजासाठी बनविलीं होतीं . तीं सवे पितळेची : 


सोन्याची करबिलीं होतीं; तसेंच 


| पात्रें हीं सर्वे याजक 'लेवी यांनीं वरतीं वाहून नेली. 
७. शलमोन राजा व -त्याजपाशीं जमळेली सर्व इस्राएल 
मंडळी यांनीं कोशापुढें ज्ेरडांमेंढरांचे . व. गुरांढोरांचे 
.बलि इतके. अर्पण केले कीं त्यांच्या संख्येची मोजदाद 
करितां आली नाहीं. ६ मग याजकांनीं परमेश्वराच्या 
कराराचा. कोद॒ मंदिराच्या  गाभाऱ्यांत, : परम- 
पवित्रेस्थानांत, करूबांच्या- पंखांखालीं त्याच्या ठिकाणीं 
नेऊन: ठेविला. उ. कोशस्थानाच्या वर करूबांचे पंख 
पसरले होते; तो: कोश व त्याचे दांडे यांवर त्यांचें 
आच्छादन'- होतें; ८ त्याचे. दांडे एवढे लांब होते कीं 
त्यांची .“झेत्रटें :. गांमाऱ्यासमोरल्या  पवित्रस्थानांतून 
दिसत; 'परंतु ' पवित्रस्थानाबाहेरून तीं दिसत नसत; ते 
दांडे -.आंजं दिवसपर्यंत. तेथेंच आहेत. ९ इस्राएल लोक 
मिसरं. देशांतून निघाल्यावर परमेश्वराने त्यांशीं करार 
। केला त्यो समयीं होरेबांत मोझानें ग्रा कोशांत दोन दगडी 
| पाट्या. ठेविल्या' होत्या; . त्यांखेरीज त्यांत दुसरें कांहीं 
. नव्हतें. 4५ याजक -पवित्रस्थानांतून बाहेर आले तेव्हां 
' परमेश्वराचे मंदिर. मेघाने व्यापिले. ११ त्या मेघामुळें 
। याजकांस. सेवाचाकरी करण्यास उभें राहवेना; कारण 
परमेश्वराच्या तेजाने परमेश्वराचे मंदिर भरून गेलें. 
| १२९ मग - हलमोन राजा म्हणाला, परमेश्वराने 
। म्हटलें आहे कीं मी निबिड अंधकारांत वस्ती कंरीन. 
१३ ' तुझ्यासाठी निवासस्थान, तुला युगानुर्युग राहांवया- 
साठीं मंदिर. मीं बांधिले आहे. . १४ मंग राजानं 
मार्गे वळून इस्राएलाच्या सवे मंडळीसं आशीर्वाद दिला, 
तेव्हां ती सर्व मंडळीं उठून उभी राहिली. १५ तो 
म्हणाला, इखाएलाचा देव परमेश्वर धन्य; त्यानें 
माझा बाप दावीद यास स्वसुखानें हे॑वचंन दिलें 
होते व त्यानं स्वहस्ते हे पूर्ण केलें; तें वचनं असें: 
१६ मीं आपल्या इस्राएल लोकांस मिसर देदांतून 
! बाहेर आणिलें त्या दिवसापासून माझ्या नामाच्या 
, निवासार्थ मंदिर बांघावयासाठी कोणाहि  इस्ाएल 
चंझांकडून मीं कोणतेंहि नगर निवडून घेतलें नाहीं, 
पण माझे लोक इल्लाएक यांजवर दाबिदास मीं निवडून 
नेमिळें आहे. १७ माझा बाप दावीद याचा पनोदय 


१9३ 


अ०-८:३१%७- 1 दन 





1. होता की. इस्राएलाचा देव परमेश्वर याच्या नामा- 
प्रीत्यर्थ एक मंदिर बांधावे; 4८ पण- परमेश्वराने. माझा 
बाप दावीद यास सांगितलं की परमेश्वराच्या नामा- 
प्रीत्यर्थ मांदर बांधावे असा तूं मनोदय धरिला 
आहे. हें तूं. चांगलं. केलें आहे; १९ पण तूं 
ते मोंदेर वांधणार नाहींस, तर तुझ्या पोटीं जो पुत्र 
येईल तो माझ्या नामाप्रीत्यथरन मंदिर बांधील. 
२० . प्ररमेश्वर जॅ हे. वचन . बोलला तें त्याने पुरें 
केलं; मो. आपला बाप दावीद. याच्या “जागीं 
येऊन परमेश्वराच्या वचनानुसार इल्लाएलाच्या. - गादीवर 
बसलो आहे; आणि इस्ाएलाचा : देव परमेश्वर याच्या 
:नामाप्रीत्यर्थ :मींहें मंदिर बांथिलें आहे. .२१ परमे- 
. श्वराने आमच वाडवडील मिसर देद्यांतून आणिले त्या 
समयीं त्यांजशीं. परमेश्रराचा जो. करार झोला तो.त्या 
कोशांत आहे; त्यासाठीं मीं स्थान तयार- केलं आहे. 

२२ इालमोनानं इल्लाएलाच्या '-सर्वे * मेंडळीदेखत 
परमेश्वराच्या वदीसमॉर उभे राहून आकाझाकडे हात 
-पसारेळे: २३ तो म्हणाला, हे. परमेश्ररा, इस्नाएलाच्या 
देवा, वर आकाशांत अथवा खालीं पृथ्वीवर तुझ्या- 
समान क्रोणी देव नाहीं: जे तुझे सेवक जिवेंभावें तुझ्या 
समोर वततात. त्यांच्याशीं तू आपल्य़ा कराराबुसार व 
दयेनं वर्ततोस; २४.जें वचन तूं आपला सेवक, माझा बाप 
दावीद, यास दिलं तें तूं पाळिलं आहे; जें तूं आपल्या 
मुखानं बोललास ते तं. आपल्या. हाताने पुरें केळें आहे; 
अशी आज वरस्तास्थाते आहे. २५ तर आतां हे इस्ना- 
छलाच्य़ा .-दवा; परमेश्वरा; तुझा. सेवक, माझा , बाप 
दावीद, यास तूं असे वचन दिले होते कीं तूं मजसमोर 
वागत आलास-- त्याप्रमाणेच तुझे वंशज -आपली चाळ- 
-चालणूक, ठेवण्याची. खबरदारी घेतीळ : .तर *माझ्या- 
समक्ष. इस्राएलाच्या. राजासनावर बसणाऱ्या. तुझ्या 
कुळांतल्या पुरुषांची परंपरा कधींहि खुंटावयाची नाहीं; 
त्यास दिलेले, हं वचनहि तूं पुरें कर. २६ तर आतां 
हे इस्राएलाच्या देवा, तूं जें वचन तुझा सेवक,- माझा 
बाप दावीद, यास दिलं होतें ते प्रतोतीस येऊं द. 
२७ देव या भूतलावर खरोखर वास करील काय£ 


| “मतलललडाममो लाडक डप महडल त तकव ककती. एन तगत कलक डा पकडी 


१ राजे 


आकोश व॒नभोमंडळ यांत तुझा समावेश होणें नाही; 
तर हें मंदिर मीं बांधिळें आहे यांत तो कसा व्हावा? 
२८ तरी हे माझ्या देवा, परमेश्वरा, तुझ्या सेवकाच्या 
्रार्थनेकडे, विनंतीकडे लक्ष दे; आज तुझा सेवक 
तुझा. धावा करीत आहे. व तुजपुढे प्रार्थना करीत आहे, 
तिच्याकडे कान दे; २९ माझ्या नामाचा निवास येथें 
होईल असें ज्या स्थलाविषयीं तं. म्हटलें त्या ह्या स्थलाकडे, 
ह्या. मंदिराकडे अहोरात्र. तुझी..ट्टि. असो; जी प्रार्थना 
तुझा सेवक या स्थलाकडे “तोंड करून करीत आहे ती 
ऐक. ३० तुझ्या सेवकाच्या विनवणीकडे आणि तुझे 
लोक इस्राएल ह्या स्थलाकडे तोंड करून तुझी विनवणी 
करतील तिच्याकडे तूं कान दे; स्वगोतील तुझ्या 
निवासस्थानी तूं. ती श्रवण कर आणि श्रवण करून 
त्यांना. क्षमा कर. ३१ एकाद्यानं आपल्या .रजार्‍याचा 
अपराध केल्यामुळे त्यास शपथ घ्यावयास लाविली, 
आणि ती याः मंदिरांत तुझ्या वेदीसमोर त्याने घेतली, 
३२९ तर तूं स्वगेलोकांतून ती श्रवण कर, आणि त्याप्रमाणें 
घडवून आण; आपल्या सेवकांचा न्याय करून दुष्टास दुष्ट 
ठरीव आणि ज्याचें कर्म त्याच्या माथी येऊं दे; 
निर्दोष्यास निर्दाषी ठरवून त्याच्या निदोाषतेप्रमाणें 
त्यांस :फळ दे. ३३ तुझे लोकं इस्लाएल यांनीं तुजविसृद्ध 
प्राप केल्यामुळें शत्रपुढें त्यांचा मोड झाल्यावर ते पुनः 
तुजकडे . वळतील आणि : तुझ्या नामाचा स्वीकार 
करून या मंदिरांत तुझी प्रार्थना व विनवणी करितील, 
३४ तेव्हां तूं स्वगलोकांतून त्यांचे ऐक, ' तुझे लोक 
इस्राएल यांच्या पापाची क्षमा कर आणि जो देंश तूं 
त्यांच्या . पूवेजांस॑ दिला . त्यांत त्यांस. परत आण. 
३५ त्यांनीं तुजबिर्द पाप केल्यामुळें आकारकपाटें 
बंद झाली आणि . पजन्यव्रृष्ि खुंटली. असतां त्यांनीं 
या. स्थानाकडे तोंड करून प्रार्थना केली, तुझ्या 
नामाचा .स्वीकार केला व तूं त्यांस दीन केल्यामुळें 
ते तुजकडे वळले, ३६ तर तू स्वर्गलोकांतून त्यांचें ऐक. 
इस्माएलह तुझी प्रजा, तुझे सेवक, यांच्या पापाची क्षमा 
कर, . कारण ज्या सन्मार्गाने त्यांनीं चाललं पाहिजे तो 
तूं त्यांस. शिकवीत. आहेस; हा जो देहा तूं आपल्या 


१ राजे 


अ० ८: २६-रुळ 





ळोकांस : वतन. करून दिला आहे. त्यावर पर्जन्मशृषटि 
कर. 
टाकणारा वारा अथवा भेरड, टोळ अथवा नाकतोडे 
हे आले, अथवा 'डात्रंनीं त्यांच्या एकाद्या शहरास वेढा 
घातला, क्रोणतीहि आर्पत्त अथवा रोग. त्यांजवर आला, 
३८. तब्हां इस्नाएलांतीली एकादा माणूस किंवा तुझें 
समळे . इस्राएल त्येक . आपल्या जीवाला - होणारा क्लेश 
ओळखून जी प्रार्थना 33वा. विनवणी या मंदिराकडे आपले 
हात पसरून कॉरेलील, ३९-ती: तूं स्वगांतील आपल्या 
निवासस्थानांतून ऐक, - त्यांना :क्षमा कर, त्याप्रमाणें 
घडब्रून . आण, . प्रत्येकाचे मन ओळखून त्याच्या सव 
वर्तनानुसार त्यास फळ द; कारण सत्रे मानवजातीची 
मने. ओळखणारा केवळ तूंच आहेस; ४० म्हणजे 
जो. देश तू आमच्या पूवजांस दिला त्यांत ते 
राहतील तितके दिवस त तुझे भय बाळगितील. 
४१ तुझ्या इस्राएळ लोकांतला नव्हे असा कोणी पर- 
देशीय तुझ्या नामास्तव परदेशाहून आला, ४९ ( कारण 
तुझे मोठें नाम, बलिष्ठ हात व पुढें केलेला बाहु हीं 
सव त्यांच्या ऐकण्यांत येणारच, ) आणि त्यानं येऊन 
ह्या मंदिराकडे तोंड करून प्रार्थना केली, ४३ तर तू 
आपल्या स्वर्गातील निवासस्थानांतून ती ऐक व हा 
चरदेशीय ज्या कशासाठी तुझा धावा करील तें कर; 
म्हणजे. या * भूतलावरील सर्व देश्यांच लोकः तुझे नाम 
* ओळखून तुझ्या इस्राएळ लोकांप्रमाणे तुझे भय 
बाळगितील आणि मीं जें हे मंदिर बांधिले आहे 
त्यावर तुझें नाम आहे. है त्यांस कळून येईल. ४४ तुझे 
लोक तूं पाठविश्ील तिकडे आपल्या शत्रृंशी सामना 


करण्यास जातील आणि तूं निवडिलेल्या या नगराकडे 


व तुझ्य़ा नामाकारेता मीं, बांधिलेल्या या मंदिराकडे 
तोंड . करून तुझी प्रार्थना करितील, ४५ तर तू 
स्वर्गातून त्यांची ती प्रार्थना व बिनवणी ऐक व त्यांस 
न्याय दे. . ४६ त्यांनीं तुजविरुद्ध पाप केलं, ( कारण पाप 
करीत. नाही. असा" कोणीच. नाहीं, ) व तू. त्यामुळे 


क्रोघारथिट्र होऊन : त्यांस त्यांच्य शेत्रंच्या हातीं: हिळें । तो 
आणि त्यांनीं त्यांस जवळच्या अथवा दूरच्या देशी 
३७५ 


३३ या देशावर दुष्काळ, मरी, ओेतें करपवून | 





| पाडाव. करून नेलें. ४७ तर ज्या देशांत त्यांस: पाडाच 


करून नेलें तर्थे त विचार क्रारेतोल आणि आपणाला 
पाडाव करून नेणाऱ्या लोकांच्या देशांत तुजकडे 


| वळून .तुझी विनवगो करून म्हणतील, आम्हीं पाप केलं 


आहे, आम्ही कुटिलतनें वागलो. आहों, . आम्रदी 
दुराचरण केलें आहे, ४८ आणि ज्यांनीं त्यांस पाझव 
कॅरून नें त्या त्यांच्या शत्रृंच्या देशी ते.तुजकडे. जिवे 
भावें .. वळून, त्यांच्या 'पूवेजांस दिलेस्या::- देशांकडे "दू 
निवडलेल्या नगराकडे, तुझ्या :नामाकरिंतां मीं. .बांधिलेल्या 
ह्या मेदिराकडे तोंड करून तुझी झर्थना करितील 
४९.तेव्हां तू॑ आपल्या स्वरगीतील निवासस्थानांतून 
त्यांची प्रार्थना व विनवणी ऐक, :त्यांस . न्याय दे; 
५० तुझ्या लोकांनीं जें पाप तुझ्याविरद्ध केलं - असेल 
व जे कांही अपराध तुझ्याविरुद्ध केळे असतील त्या 
सर्वांची त्यांस क्षमा करून, त्यांचा पाडाव करणाऱ्यांच्या 
मनांत दया उत्पन्न कर म्हणजे ते. त्यांच्यात्रर दया 
करितील; ५५१ कारण, ज्यांस. तू. सिसर. देशांतून, 
लोखंडाच्या भट्रींतन काढिळें तेच हे तुझे लोक, 
तुझें वतन होत; ५२ तर तुझे नेत्र तुझ्या सेवकाच्या 
विनवणीकडे व तुझ्या इस्राएल लोकांच्या विनवणीकडे 
उघडे राख; ते तुझा धावा करितील; त्याजकडे कान दे; 
५३ कारण, हे प्रभू देवा, तूं आमच्या वडिलांस मिसर 
देशांतून काढिले त्या वेळीं तुझा सेवक. मोझे य!च्या द्वारें 
तूं. वचन :दिलें, तदनुसार हे लोक तुझें वतन व्हावे 
म्हणून या भूंतलावरल्या सवे राष्ट्रांपासून वै त्यांस 
बेगळ कलं आहे. 

५३ दालमोनाने आकाशाकडे हात पसरून व परमे- 
श्वराच्या वेदीसमोर गुडधे टेकून ही सर्वे प्रार्थना व 
विनवणी परमेश्वरापाशीं. करण्याचें मंपविल्यावर तो 
तेथून उठला. ५५ त्यानें उभें राहून संबं 
इस्राएह मंडळींस उच्च स्वराने आज्षीवांद दिला; ती 
म्हणाला, ५६ ज्या परमेश्वराने अ'पल्या वचनानुसार 


| आपल्या * इत्याएल*. लोकांस विसावा दिला तो धन्य; 


"आपला उसिवक मोशे “याच्या द्वारें जें वचन बोलला 
त्यांतला एकहि शब्द व्यर्थ गेला नाही. ५७ आपला 


अ०८३५७-९३९ 


१ राजे 





देव परमेश्वर जसा : आपल्या पूर्वजांच्या बरोबर : राहत 
असे 'तसाच तो आपल्याबरोबर . राहो; तो आम्हांस 
न. "सोडो, तो आम्हांस. न टाको; ५८ आम्हीं त्याच्या 
सर्व मार्गानी चालावे, 
दिलेल्या सर्वे आज्ञा, नियम व निर्णय आम्हीं पाळाने 
म्हणून . तो आमची . मने आपल्याकडे लावी. 
५२ ज्या ' शब्दांनी मी परमेश्वरापुढे विनंति केली 
आहे' ते आपलॉ- देंव 'बरमेश्वर याच्यापाीं- रात्रंदिवस 
"राहोत 'आणि' प्रतिदिनी “जरूर पडेल तसा तो आपल्या 
सेवकांस व. आपल्या इस्लेएल लोकांस न्याय देवो. 
६०. यावरून या. भूतलावरील सवे राष्ट्रे समजतील 
'कीं परमेश्वर हाच देव आहे; अन्य कोणी नव्हे. 
६१ तर तुमचें :मन. आपला देव परमेश्वर याजकडे 
-असें पूर्णपणे लागलेले. :-असो . कीं आजच्यासारखे 
त्याच्या नियमांप्रभाणें तुम्ही चालावे व त्याच्या आज्ञा 
पाळाव्या. ६२ मंग . राजानें व त्याच्याबरोबर सवं 
इस्राएल लोकांनीं - परमेश्वरासमोर यक्ञबलि आणिले. 


६३ शलमोनानें शांत्यर्पणांसाठीं परमेश्वरापुढे आफ्लिळे 


बलि. बावीस हजार बेल आणि एक लाख वीस हजार 
मेंढरे होतो. अल्या रीतीनें राजानें व सर्च इस्लाएलांनीं 
परमेश्वराच्या मंदिराप्वे प्रतिष्ठापन केलें. ६४ त्या दिवशीं 
राजानें. परमेश्वराच्या मंदिराच्या पुढल्या अंगणामध्यें 
एक 'स्थान पवित्र करून होमबलि, अन्नबलि.. आणि 
शांत्यपंगांची वपा हीं तेथेंच आर्पिली;. कारण: परमे- 
श्वरासमोर ' 'असलेल्या पितळेच्याः * वेदीवर त्यांचा 
समावेश होईना. ६५ झलमोनानें .व  .त्याच्या- 
बरोबर सवे इस्राएल लोकांनीं त्या. समयी. महोत्सव 
केला, हमाथाच्या घाटापासून मिसर देख्याच्या नाल्या- 
पर्यंत॑ सवे इक्लाएळ लोकांचा... मोठा जमाव - एक 
सप्तक .क.. आणखी एक आक म्हणजे एकंदर 
चौदा. दिवस -आपला देव परमेश्वर याच्यासमोर 
उत्सव करीत राहिला. ६६ आठव्या. दिवशीं. त्यानें 
लोकांची रवानगी केली; ते सर्व ..-राजाचें  अभौष्ट 


त्यानें आमच्या 'पूर्वजांस 


> >>>->_<*>-->>>>>_>_-.“ा्ा-_*---->३>>> 
परमेश्वराने केला त्यामुळें त्यांना. आनंद वाटला च 
त्यांची मनं हर्षभरित झाली... . 

: १. शालमोनानें परमेश्वराचे भंदिर व राजवाडा 
प बांधावयाचे संपविळें व ह्याप्रमाणे त्याच्या मनास जें 

कराचेंसें वाटलें तें त्यानें केलें. २ तेव्हां परमेश्वराने 
त्यास गिबोन येथें दर्शन. दिलें होतें त्याप्रमाणें त्यास 
दुसऱ्याने. दर्शन दिलें. ३ परमेश्वर त्यास . म्हणाला, 
तू. मजसमोर- केलेली: प्रार्थना व विनवंणी' मीं. ऐकली 
आहे; हें जें मंदिर. तूं बांधिळें आहे. त्यास माझे नाम 
सर्वेकाळं राहावें म्हणून मीं तें पवित्र केलें आहे; 
माझी दृष्टि व माझें चित्त' त्यावर सतत राहील. ४ तूं 
आपला बाप दावीद याच्याप्रमाणें खऱ्या मनानें व 
सरळतेनें माझ्यासमक्ष चालशील, माझ्या सर्च आज्ञां- 
प्रमाणें वागशील आणि माझे नियम व निणेय 
पाळिशीलं, ५ तर इल्लाएलावरील तुझें राजासन 
मी कायमचे स्थापीन; तुझा बाप दावीद यास मीं वचन 
दिल्याप्रमाणें इस्राएलाच्या गादीवर बसावयाळा तुझ्या 
कुळांतला पुरुष खुंटावयाचा नाहीं; ६ पण तुम्ही व 
तुमच्या संततीनें माझें अनुसरण करण्याचें सोडिल्यास, 
मीं तुम्हांस लावून दिलेले आज्ञा व नियम न पाळल्यास 
आणि मला सोडून अन्य देवांची उपासना व 
भजनपूज़न'.. केल्यास, ७ जो देदा मी इख्लाए्ल 
लोकांस . दिलत आहे त्यांतून त्यांचा उच्छेद करीन 
आणि ।हँ र्जे मंदिर मी आपल्या नामकारितां 
पवित्र केलें आहे तें माझ्या नजरेआड करीन, तर्सेच 
इद्लाएल लोक इतर सवे राष्ट्रांत रृष्टांताचा : क निंदेचा 
बिषय होतील; ८ आणि हें मंदिर उंच स्थानीं राहील 
तरी . त्याच्याजवळून जाणारेयेणारे चकित होतील व 
छीथू करून म्हणतील, परमेश्वसने.. या. देशाचे व 
या मंदिराचे असें कां केलें १ ९ तेव्हां लोक म्हणतील, 
त्यांचा देव परमेश्वर. याने त्यांच्या वाडवडिलांस मिसर 
देशांतून, आणिलें. असून ते त्यास सोडून अन्य देवांच्या 
नादी लागले व. त्यांचें भजनपूजन व उपासना करू 


चिंतून आपआपल्या डेर्‍यांस गेले; . आपला सेक्क | लागले, ह्यामुळें परमेश्वराने ही सवे विपत्ति त्यांजवर 
दावीद व आपले लोक. इस्राएल यांजवर जो प्रसाद । आगिली आहे. 
३७६ 


१ राजे . अद ९:१०-१०:७ 


व वा ० परमेश्वराचे मंदिर व. राजवाडा हीं दोन्ही पुरी । करणारे नायक हेच होते; ते फच पन्नास होते; जे 
करण्यास वीस वर्षे लागलीं. ११ त्यानंतर शलमोनाने | लोक ह्या कामावर होते त्यांजवर त्यांची हुक्रलत असे. 
सोराचा राजा हीराम यास गालील प्रांतांतलीं वीस | २४ मग फारोची कन्या आपणासाठी शलमोनाने बांधिलेल्या 
नगरे दिलीं, कारण त्यानें शल्मोनास .हवे होते । मंदिरांत राहण्यास दावीदपुर सोडून आढी; 
तितके गंधसरू, देवदारु व सोनें. हीं. पुरविलीं होतीं. | तेव्हां त्यानें मिल्लो. नगर बांधिले. २५ जी. वेदी. 
१२ शलमोनानें आपणास दिलेलीं नगरे पाहण्यास | शल्मोनाने परमेश्वराप्रीत्ययथ बांधिली होती. तीवर 
हीराम सोराहून तेथें गेला; तीं त्याला पसंत पडलीं | वर्षातून तीन वेळां शलमोन होमबलि व शांत्यपणें 
नाहींत. १३ तेव्हां तो म्हणाला, हे माझ्या बंधो, | अर्पीत असे; तसेंच परमेश्वरासमोर... असलेल्या 
कसलों हीं नगरें तूं मला दिलीं ६ त्यानें त्यांस काबूल । वेदीवर तो धूप जाळीत असे. या प्रकारें -त्यानें- मंदिर 
ग्रांत हें नांव ठेविळें; हेंच नांव आजवर चालू आहे.. | समाप्त केलें. वन्ही 
१४ . हीरामाने राजाकडे एकशेंवीस  किक्कोर सोनें | २६ मग शलमोन राजानें अदोम देशांत तांबड्या 
पाठविलें. समुद्राच्या तीरीं . एलोथाजवळीलळ एसयोन-गेबेर * येथें 
“-.१५ शलमोन राजानें लोक वेठीस धरून परमेश्वराचे | गेंलबतांचा तांडा केला. २७ हिरामाने आपल्या 
मंदिर, आपला राजवाडा, मिह्लो,. यरुलेमाचा तट, । ताब्यांतील दर्यावदां लोक ालमोनांच्या  कामदारां- 
हासोर, मगिद्दो व गेजेर हीं उभारिलीं त्याचा . वृत्तांत । बरोबर . काम : करण्यास त्या गलबतांवर' - पाठविले; 
असा; १६ मिसर देशाचा राजा फारो यानें | , २८ त्यांनी ओफिरास जाऊन तेथून चारंशें. वीस 
चढाई. करून तें घेतलें. आणि आग लावून : जाळून - किक्कार सोनें हालमोन राजाकडे आणिलें. 





टाकिळें. ब तेथल्या कनानी रहिवाऱ्यांचा , संहार केला. * >१ परमेश्वराच्या नामासंबंधानें शल्मोनाची 
त्यानें तें नगर आपली कन्या झालमोनाची बायको | ९] 9 कौर्ति झाली ती ऐकून शबाची राणी कूटप्रश्नांनी 
होस आंदण म्हणून दिलं. १७ शलमोनानं गेजेरा- त्याची परीक्षा पाहावयास आली. २ ती 


खालचें बेथ-होरोन, १८ बालाथ व रानांतलें तदमोरं हीं | आपल्याबरोबर मोठा लवाजमा घेऊन आणि विपुल 
बांधिली; १९ ह्यांखरीज आणखी भांडारासाठीं व रथ. । सोनें, मोलवान्‌ दले व मसाले उंरांवर लादून यरुठाले- 
व स्वार यांच्यासाठी नगरें बांधिलीं आणि तसेंच यरु- | मास आली. शैकुमोनाकडे आल्यावर आपल्या 
लेमांत, लबानोनावर व आपल्या सवे राज्यांत आपल्या | मनांत जें कांहीं होतें तें सर्व ती त्याजपुढें बोलली. 
मनास आलें तेंहि 'सवे त्यानें बांधिले. २० अमोरी, | ३ शलमोनानें तिच्या सर्वे प्रश्नांची उत्तरें दिलीं; त्यानें 
हित्ती, परिज्ञी, हिव्वी व यबूसी ह्या इस्राएल नसलेल्या | तिला उलगडा करून सांगितली नाहीं अक्षी एकहि 
व्येकांतले अवशिष्ट लोक, २१ देशांत राहून गेले होते; | गोष्ट नव्हती. ४ शलमोला'चें सगळें शहाणपण, त्यानें 
त्यांना इस्राएल लोकांस अगदीं नष्ट करतां आलें नाहीं; | बांधिळेळे मंदिर, ५ त्याच्या मेजवानींतील फक्कारने, 
त्यांच्या बंशजांबर शलमोनानें वेठबिगार बसवून त्यांस । त्याच्या कासदारांची आसने, त्याच्या मानकऱ्यांची 
दास्य करांवयांस लाविलें; आजवर असेंच चालत आले! | खिदमत व त्यांचे पोषाक, त्याचे प्यालेबरदार व परमे- 
आहे; २२ पण इस्राएल लोकांपेंकीं कोणासाहे शलमोनाने | श्वरांच्या मंदिरांत चढून जावयाचा त्याचा तो जिना हीं 
दास करून ' ठेविले नाही; ते योद्धे, कामदार, | सगळीं पाहून शबाची राणी गांगरून गेली. ९ ती राजास 
सरदार, सेनापति आणि रथ व स्वार यांवरचे | म्हणाली, ::आपली करणी व ज्ञान यांविषयींची जी कौर्ति 
अधिपति होते. २३ शलभोनाच्या कामावर देखरेख । मीं आपल्या देशीं . ऐकली ती. खरी आहे; उ स्थापि 

१ निर्गम २५:३९ पाहा. मीं येऊन * प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिल्यारिवाय या 


३७७ 





अ० १०$४७-१११५१ : 





. मला विश्वास येईना; आतां पाहत्ये: तों 
माझ्या कानीं आलं:तें अर्धेहि नव्हते. आपलें शहाणपण वं 
सम्रद्धि ह्यांची कीर्ति ' झोळी” आहे तीहून: तीं 'अधिक्र 
आहेत. ८ . आपले लोकःःघन्य होत;. हे आपले 'सेवंक 
ज्यांना आपणासमोर सतत उभे राहून . आपल्या राहाण- 
पणाचा लाभ होते असतो ते. धन्य होत. ९ ज्यानें 
आपणांवर प्रसन्न होऊन आपणाला इस्राएलाच्या गादीवर 
स्थापिलं आहे तो आपला देव परमेश्वर धन्य होय; परमेश्वर 
इस्राएलांबर सदा प्रेम करितो म्हणून न्यायाचे व वर्माचें 
पालन करण्यासाठी त्यानं आपणाल्य राजा केलं आहे. 
१० . तिने. राजास एकशेंवीस किक्कार सोनें, विपुल 
सुगंधी द्रब्ये व बहुमोल रत्ने नजर केलीं; शबाच्या 
राणीने शलमोन:राजास एवढीं सुगंधी द्रव्यें नजर केली कीं 
तेवढीं पुनः कशीं कोठून आलीं नाहीत. ११ हिरामारवी, 
जहाजें-.«-ओफीर . येथून सोनें. आणीत त्याप्रमाणेच 
रक्तचंदनाचें. लाकूड आणि बहुमोल रत्नेंहि.. विपुल 
आणीत. १२ राजानं सक्तचंदनाच्या-:लाकडाचे . परुमे- 
श्वराच्या. मंदिराला . व राजवाड्याला - कठडे. केले; त्या- 
अ्रमाणेंच :गाणार्‍्यांसाठीं त्याच्या वीणा व सारंग्या बनबिल्या; 
असलें रक्तचंदनाचें लाकूड आजवर आलें नाहीं कीं 
» टीस पडलें नाहीं. १३२ शलमोनानें राजास अनुरूप अत्रा 
औद्ार्याने जें. तिला दिलें त्याशिवाय आणखीं तिनं जें जे 
मागितळें तें ते. सगळें तिला देऊन तिची इच्छा. पुरविली. 
मग ती, आपल्या परिवारासह स्वदेशी परत गेली. 

१४ - प्रतिवर्षी. शलमोनाकडे सोनें . येई तें सहाशे 
सहासष्ट किक्कार भरे; १५ याखेरीज आणखी सोदागर 
देवघेव करणारे व्यापारी, निरांनेराळ्या लोकांचे राजे 
व॒ देशांचे सुभेदार ग्रांच्याकडून सोनें येई तें 
निराळेच 
दानश. मोठ्या डॉली बनविल्या, <एकेका ढालीस सहा 
शेकेल सोनें. छागलें. १७ तसेंच. त्यानें. सोन्याचे -अने. 
ठोकून.. तीने लहान ढाली केल्या; प्रत्येक - लहान 
ढालीस ;तीन माने (जेर) सोनें लागलें; राजानें. या 
ढाली -जृबानोन; येथील वनगृहांत ठेविल्या. १८-राजावें. 
एक मोठें .हस्तिदेती सिंहासन बनविळें, व :कॅ: उत्तम 


विचारीत नव्हतें. 


१६ ठालमोन राजानें सोन्याचे पत्रे ठोकून..| किंमत ठरवून. तांडेचे तांडे घेत; 
| सहार्जे झेकेल चांदी व एकेका घोड्यास दीडशे झेकेल 


' चांदी .देऊन ते मिसर. देशाहून. आणीत; हित्ती व 


राजे 





“१९ सिंहासंनास सहा पायर्‍या 
होत्या; आसनाचे ओठंगण वरून गोलाकार होतें; 
सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूंस हात होते व ह्या दोन 
हातांच्या बाजूंला दोन सिंह केले होते. २« त्या 
संहा पायर्‍यांच्या. दोन्ही बाजूंस एकेक असे एकेदर 
बारा सिंह केले होते; दुसऱ्या कोणत्याहि राज्यांत 
यासारखे केलेलं सिंहासन नव्हते. २१. शलमोन 
राजाची सर्व पानपात्रे सोन्याची होतीं; लवानोन येथील 


सोन्याने मढविलें. 


' वनग्रृहांतील सवे पात्रे चुद्ध सोन्याची होती; चांदीचे 


एकहि नव्हतें; शलमोनाच्या वेळीं चांदोळला कोणी 
२२ समुद्रावर हिरामाच्या जहाजां- 
बरोबर राजाच्याहि तार्शीश जहाजांचा एक तांढा 
असे, आणि तीन तीन वर्षांनीं हीं तार्शीश जहाजें 


' सोनें, चांदी, हस्तिदंत, वानर व. मोर आणीत असत. 


२३ .शलमोन राजा .धन व शहाणपणः या बाबतींत 
पृथ्वीवरल्या सर्व राजांहून श्रेष्ट होता. २४ देवाने 


;दालमोनाच्या ठोयी शहाणपण ठेविलें होतें तें ऐकण्यास 
,अखिल 'पृथ्वीवरले. लोक त्याच्या 


दर्शनास यरेत. 
२५ प्रत्येक मचुष्य चांदीची व सोन्याची पार्त्रे, उची 
वसने, शत्ने, सुगंधी द्रव्ये, घोडे व खेचरें यांचा 
नजराणा वर्षानुवर्ष आणीत असे. २६ शलमोनार्ने 
रथ व राऊत यांचा संग्रह केला; त्याच्यापाशी चौदाशे 
रथ व बारा हजार राऊत झाले; त्यांतले कांही. रथ 
ठेवावयाच्या नगरांत व कांहीं यरूशलेमांत आपल्या- 
जवळ त्यानें ठेविले. २५ राजानें यरुडलेमांत चांदी बोंब्या- 
प्रमाणें आणि ग्रेधसरू तळवटींतल्या उंबराच्या. झाडां- 
प्रमाणे विपुल केले. २८ शलमोनाचे घोडे मिसर देशांतून 
येत; राजाचे व्यापारी घोड्यांच्या एकाएका तांच्याची 
२९ एकेका रथास 


अरामी राजांसाठींहि असेंच ते व्यापारी आणीत. 
| १ शलमोन राजा फारोच्या - कन्येशिवाय 
११ आणखी मवाबी, अम्मोनी, अदोमी, सीदोनी 
व हित्ती राष्ट्रांतल्या विदेशी स्त्रियांच्या. नादीं 


श्ञ्ट 


३ राजे 


अ० ११५१-२१ 





लागेळा; : ब. त्यांतल्या : स्त्रियांवर. त्याचें... प्रेम जडले 
२. ह्या 'राष्ट्रांविषयीं परमेश्वराने इस्राएल” लोकांस 
सां्रितलं. हेते कीं तुम्ही त्यांच्याशीं व्यवहार करूं नये 
अ त्यांनी. तुमच्याशी .व्यवहार करू नय; कारण त 


- खात्रीनें. तुमची : मनं: ; आपल्या देवांकडे . वळवितील. 


३. त्याच्या सातशे राण्या व तीनशे उपपत्नी होत्या; 
त्याच्या बायकांनीं त्याचं. मन बहकविलें. ४ शलमोन 
म्हातारा झाला तेव्हां त्याच्या बायकांनी त्याचें मन. 
अन्य देवांकडे वळविले; त्याचा बाप दांबीद याचे 'मन 
परमेश्वराकडे पूणपणे असे त्याप्रमाणें त्याचं नसे, 
७ 'सिदोन्यांची देवी अष्टोरेथओे आणि अम्मोन्यांचं 
अमंगळ देवत मिलकोम यांच्या नादीं शलमोन लागला. 
६ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें शलमोनानें केलें: 
त्याचा बाप दावीद यांच्याप्रमाणे तो परमेश्वराला 
पूर्णपर्णे अनुसरला नाहीं. ७ तेव्हां शालमोनाने यरुशा- 
लेमाच्या समोरील पहाडावर मवाबारचें अमंगळ : दैवत 
कमोश आणि अम्मोन्यांचें अमंगळ देवत मोलख 
यांच्यासाठी एक एक उंच. स्थान बांधिले. ८ ज्या 
विदेशी ल्रिया आपआपल्या दैवतांस धूप दाखवीत व 
यज्ञ करीत त्या सर्वासाठी त्यानें अश्शीच व्यवस्था केली. 

९ शलमोनाचें मन इस्राएलाचा देव परमेश्वर याज- 
कडून फिरले म्हणून परमेश्वर त्याजवर कोपला; त्यास 
त्याचें दोनंदा दर्गन झालें होतें. १० त्यास या बाबतींत 
अशी आज्ञा केली होती कीं अन्य देवांच्या नादीं लागूं 
नको; पण परमेश्वराने केलेली ही आज्ञा त्यानें पाळिली 
नाही. ११ यास्तव परमेश्वर शलमोनास म्हणाला, 
माझा करार व मीं तुला लावून दिलेले नियम न 
पाळितां हें असें आचरण तूं केलें त्या अर्थी मी तुझें 
राज्य तुजपासून तोहून घेऊन तुझ्या एका सेवकास 
देईन; १२ पण तुझा बाप दावीद याच्याप्रील्य्थ 
तुझ्या हयातींत मी असें करणार नाहीं; तर तुझ्य़ा 
पुत्राच्या हातून राज्य तोहून घेईन. 
सगळेच राज्य तोडून घेणार नाहीं; माझा सेवक दावीद 
याच्याप्रीत्यथ॑ व मीं निवडिलेल्या यरछालेमाप्रीत्यर्थ 
तुह्या पुत्राच्या हातीं मी एक वंश राहूं देईन. 


१३ तरी मी 
| सेनापति झाला; ते दिमिष्क येथें राहिले आणि तेथें 
॥ त्यांनीं राज्य स्थापिले, २५ हद्यदार्नेच केवळ इस्राएलास 
॥ उपद्रव दिला नाही तर रजोनानेंहि शलमोनाच्या 





१४ परमेश्वराने अदोमी. . राजवद्षांतील अदोमी 
हंदाद हा. शत्रु शळेमोनावर उठविला... १५ दावीद 
अदोमास असतां. यवाब सेनापतीने ख्तांस . मूठमाती 
देण्यास जाऊन अदोमांतील एकूणएक. पुरुषास मारून. 
टाक्रिले होते; १६ यत्राब सर्व इस्राएल लोकांसह 'अदोमांत 
सहा महिने राहिला असून तेवढ्या अवधींत त्यानें 
अदोमांतल्या सव पुरुषांची कत्तळ उडविली. १७ तेव्हां 
हदाद लहान मुलगा होता . तो आपल्या बापाच्या. कांहीं 
अदोमी सेवकांबरोबर मिसर देश्यास जाण्याच्या : इराद्याने 
पळाला. १८ ते मिद्यानांतेन जाऊन पारानास आले 
आणि . पारानांतून कांही. लोक बरोबर घेऊन मिसर 
देशीं फारो राजाकडे गेले; फारोनें त्यांस राहावयास 
घर दिलं, त्यांच्या खाण्यापिण्याची तरतूद केली व 
त्यांस कांहीं जमीनाहि दिली. १९ हदादानें फारोची 
चांगली मर्जी संपादिली म्हणून फारोने त्यास आपली 
मेहुणी, आपली राणी तहपनेस हिची बहीण; दिली. 
२० तहपनेस रांगींच्या बहिणीच्या पोटीं त्यास गनुबथ 
नांवाचा पुत्र झाला; तहपनेस हिने फारोच्या वाब्यांत 
स्या मुलाच्या थानमीडीचा समारंभ केला; तेव्हांपासून 
गनुबथ फारीच्या वाड्यांत त्याच्या पुत्रांबरोबर राहिला. 
२१ दावीद आपल्या वडिलांसं जाऊन मिळाला आणि 
यवाबं सेनापतिहि मृत्यु पावला हे हदादास मिसर देशांत 
कळलें तंव्हां तो फारोस म्हणाला, मला स्वदेशी जाव- 
थाचें आहे, माझी रवानगी करा. २२ फारो त्यास 


"म्हणाला, तूं. मजपाशी असतां तुला काय उर्णे आहे? 


तू स्वदेशी. कां जाऊं पाहतोस ६ तो फारोस म्हणाला; 
कांहीं नाहीं, पण माझी रवानगी कराच. 

२३ देवाने शहलमोनांवर दुसरा एक शत्रु उठविला, 
त्याचें नांव एल्यादाचा पुत्र रजोन; तो आपला धनी 
सोवाचा राजा हददेजर याच्यापासून पळून गेला होता; 
२४ .दाबिदानें सोबा- येथील रहिवाऱ्यांचा संहार केला 
तेव्हां रजोन आपल्यापाशी कांहीं लोक जमवून त्यांचा 


३9७९ 


अ०- १११२५-१२९५४ 


१ राजे 


संगळ्या हयातींतं . इख्वाएलाशीं वैर केळे; . आणि त्याच्या 'पुत्राच्या हातून राज्य “घेऊन तुला देईन; 


त्याने इख्ाएलाचा. 
राज्य केलें 


पुत्र यसाबाम हा -डालुंभोनाचा. सेंबक .होता, त्याची. आई 
विधवा . होती; . तिचें. नांव सरूवा;-: त्यानेंहि.<: राजावर 
हात : उचलिला. -९७ त्यानें . हात. उचलावयोऱ्े कारण 
एवढेंच.-कॉ' शाल्मोन: .मिल्लो नगर . बांधून आपला बाप 
दावीद. याच्या :नगराची : मोडतोड दुरूस्त करीत होता; 
२८. त्या. वेळीं यराबाम हा. मोठा शूर वीर होता. 

तरुण पुरुष. उद्योगी. आहे हें. शलमोनाच्या लक्षांत 
आलें तेव्हां त्यानें .. त्यास योसेफाच्या धराण्यांतील 
लोकांच्या कामावर नेमिले, २९ एके...समयीं यराबाम 
यस्दालेम 'सोडून- बाहेर चालला. असतां त्याला वाटेंत 
दिलोचा भहीया. नामक संदेश सेटल; त्यानें नर्वे: वस्र 
धारण केलें: होतें, व त्या वेळीं त्या मैदानांत -ते दोघेच 
होते. ३० अहीयानें .आपल्या : अंग्कवरचें "नवें. वसर 
काहून त्याचे बारा तुकडे केले. ३१ तो. यराब्रास्मस 
म्हणाला, यांतळे दहा. तुकडे तूं घे, कारण: इस्माएलाचा. 
देव परमेश्वरः याचें असें म्हणणें आहे कीं मी शलमोनाच्या. 
हातून :सज््य':'तोहून :. घेऊन- दहा बंदा तुझ्या . हातीं 
देईन; ३२. (तरी माझा- सेवक . दावीद याच्याप्रीत्यर्थ 
आणि इस्लाएलाच्या. सवे - कंशांतून मीं : निवडलेल्या यरुडा- 
छेम. नगर्रीत्यर्थ त्याजकडे मी: एक वश्य राहूं देईन;) 


३३. याचें कारण हेंच कीं ते. माझा. त्याग करून ! 


सिदोन्यांची देवी अष्टोरेथ, .मवाबाचा देव : कमोश 
आणि अम्मोन्यांचा देव. मिलकोम .. यांच्या .. भजनीं 
लागले आहेत; ते . माझ्या. -मार्गोने- चालत नाहींत, 
जें : माझ्या. दृष्टीनें योग्य, तें करीत .. नाहींत आणि 
शलमोनाचा बाप दावीद माझे. नियम व निर्णय फळी 
तसे पाळीत . नाहींत; ३४. तथापि मी त्याच्या हातून 
सर्वेच राज्य 'हिसकांवून घेणार नाहीं; तर माझा. सेकक 
दावीद माझ्या आज्ञा व नियंम. पाळीत .असे म्हणून 


मीं त्याला निवडिलें होतें त्याच्याप्रीत्यर्थ मी . शलमोनास 


त्याच्या ' हयातींत राजपदावर ठेवीन; : ३५ - त्रण 


तिटकारा. केली _व॒ अरामावर | 
, पुत्राकडे. मी: एक वंश राहूं “देईन; म्हणजे माझ्या 
२६ - योदिवाय, सगेदा येथला -- एफ़ाइमी नाट . य़ाचा ! 


दहा वंशांवरलें राज्य तुला . देईन;!: २६ आणि त्याच्या 


नामाची : स्थापना व्हावी .म्हणून मीं यरुलेंम नगर 
निवंडिळें आहे 'त्यांत माझा. सेवक दावीद याची ज्योति 
मजसमोर:- निरंतर . जळत राहील. . ३७ *मी सुला हातीं 
धरीन. : आणि तूं. आपल्या मनोरथाप्रमाणें . इलाएलावर 
राज्य करेशील. . ३८ . तूं माझा सेवक दावीद याच्याप्रमार्णे 
माझ्या सर्व. आज्ञा भानिशील, माझ्या मार्गाने चाल- 
शील, माझ्या दृष्टीनें जे योग्य तेंच करिशीलळ आणि 
माझे. नियम व. आज्ञा पाळीत जाशील तर मी तुझ्या 
बरोबर राहीन . आणि जसें मीं दाविदाचें घराणे कायम 
स्थापिले तसें तुझेंहि .कायम.. स्थापीन आणि, इस्नाएल 
लोकांस तुझ्या हवाली ,,करीन. ३९ शलमोनाच्या 
वतेनास्तव मी. दाविदाच्या. संततीस दुःख भोगावयास 
लावीन, . पण : तें. -सर्बेकाळ नाहीं. ४० -अलमोन. यरा- 
बामास जिवें. मारू प्ाइत होता; पण यराबाम मिसर 
देहाचा . राजा शिशक याजकडे सिसर देशास पळून 
गेला आणि शलमोनाच्या- मृत्यूपर्यंत तेथेंच राहिला. .. 
ड१ शालमोनाचा इतर सर्व- इतिहास, त्याचीं सवे. 
कु्त्यें व्‌: -त्याचें .: शहाणपण: यांचें. वर्णन शलमोनाच्या 
बख्रींत :.केळें आहे, नाहीं. काय £ ४२ शलमोनानें 
यरूझलेसांत . सवे. इस्राएलांवर. एकंदर चाळीस वर्षे राज्य 
केलें. .:४३. शलमोन :आपल्या पितरांजवळ जाऊन 
निजला- व- त्याचा बाप दावीद याच्या नगरांत त्याला 
मूठमाती देण्यांत आली; .आणि त्याचा पुत्र- रहबाम 
त्याच्या जागीं राजा झाला. - 
१ र॒हबाम इाखेमास गेला, कारण त्याला 
च ."* राजा करण्यासाठीं सर्वे इस्नाएल तेथें गेले होते. 
: .२ नबाटाचा पुत्र ग्रराबाम हा शलमोन राजा- 


समोरून पळून जाऊन मिसर देशांत राहिल. होता, 


तेथें त्यानें हे॑ ऐकले; ३. आणि लोकांनीं त्याला बोला- 
वून आणिळें; तेव्हां यराबाम व इस्मएलाची सवे मंडळी 
रहबामाकडे येऊन म्हणाली, ४: आपल्या बापाने 
आमच्यावर जूं ठेविलें होतें तें भारी होतें; तर आतां 


३८०८ 


१ राजे 


अ० १५९४-२४ 





आपल्या बापाने आम्हांवर लादिलेलें कठिण दास्य व 
भारी जू. हलके करा म्हणजे आम्ही आपले ताबेदार 
होळ. ५ त्याते त्यांस सांगितठें, आतां जा, 
आणि तीन दिवसांनीं मजकडे परत या. हें ऐकून ते 
गेले. ६ रहबाम राजानें आपला बाप शलमोन जीवंत 
असतां जे वृद्ध मनुष्य त्याच्या पदरीं होते त्याचा 
सह्या घेतला; तो म्हणाला, या लोकांना उत्तर देण्याच्या 
बाबतींत तुम्ही मला काय मसलत देतां £ ७ ते त्यास 
म्हणाले, आपण या लोकांचा सेवक होऊन त्यांची सेवा 
कराल आणि त्यांना मधुर राब्दांनीं उत्तर द्याल तर 
ते आपले सर्वेकाळ सेवक होऊन राहतील. ८ ह्या वृद्ध 
पुरुषांनी दिलेला सल्ला रहबामारने टाकून त्याच्याबरो- 
बर लहानाचे मोठे झालेले जे तरुण त्याच्या 
पदरीं होते. त्यांचा सह्य घेतला. ९ त्यानें त्यांस 
विचारिले, आपल्या बापानें जें जू आमच्यावर ठेविलें 
आहे तें हलकें करा, असें म्हणणाऱ्या ह्या लोकांस 
उत्तर देण्याच्या बाबतींत मला काय सल्ला देतां? 
१० त्याच्याबरोबर लहानाचे मोठे झालेल्या 
त्या तरुणांनीं त्यास उत्तर दिलें, हे जे लोक आपल्याला 
म्हणतात कीं आपल्या बापाने आम्हांवर भारी जू 
लादिलें होतें तर आतां आपण तें हलकें करा, त्यांस असें 
सांगा कीं माझी करंयुळी भाझ्या बापाच्या कमरेपेक्षां 
मोठी आहे; ११ माझ्या बापानें तुमच्यावर भारी जूं 
लादिळें तें मी आणखी भारी करणार; माझा 
बाप तुम्हांस असुडांनी ताडण करीत असे, 
मी तुम्हांस विंचवांनीं ताडण करीन. १२ तिसऱ्या 
दिवशीं मजकडे यावे. असें राजाने सांगितलें 
होतें, त्याप्रमाणें तिसऱ्या दिवशीं यराबाम व सगळे 
ढोक रहबामाकडे आले. १३ तेव्हां राजानें लोकांस 
कठोरपणानें जबाब दिला आणि ब्ृद्ध  मनुष्यांनीं 
दिलेला सल्ला टाकून, १४ त्या तरेणांच्या 
सल्ल्याप्रमाणे तो त्यांस म्हणाला, माझ्या बापाने 
तुमच्यावर भारी जू लादिळें होतें, पण मी ते अधिक 
भारी करणार, माझा बाप तुम्हांस असुडांनीं ताडण 
करीत असे, मी तर तुम्हांला विंचवांनीं ताडण करीन. 


तर 


१५ या प्रकारें राजानें लोकांचें ऐकलें नाहीं; याचें. 
कारण हेंच कीं. जें वचन परमेश्वराने शिलोकर 
अहीया याच्या द्वारे नबाटाचा पुत्र, यराबाम यास 
दिलें होतें ते पूर्ण व्हावे. अश्शी परमेश्वराची योजना 
होती. १६ * राजा : ऐकत नाहीं हें पाहून सगळ्या 
इस्राएल लोकांनीं त्याला ' म्हटलें, दाविदाचें आम्ही 
काय लागतों ६ इशायाचा' पुत्र .आमचा . वतनभाग 
नाहीं; हे इस्राएला, आपल्या डेऱ्यांकडे चालता हो; 
दाविदा, आतां तूं आपलें घर संभाळ. मग. इस्राएल 
लोक आपल्या डेऱ्यांस चालते झाले. १७ जे इस्चाएल 
लोक यहूदाच्या नगरांत वस्ती करून राहिले होते 
त्यांजवर मात्र रहबामाने राज्य केलें. १८ रहबाम. 
राजानें वेठीस लाविलेल्या लोकांची देखरेख करणारा 
अदोराम यास पाठविलें; त्यास सवे इस्राएळ लोकांनीं 
दगडमार करून ठार केलें. इकडे रहबाम राजा त्वरेने 
आपल्या रथांत बसून . यरुदालेमास पळून गेला. 
१९ या प्रकारें इत्ाएलळ लोकांनीं दाविदाच्या 
घराण्याशी फितुरी. केली ती आजवर चाळू आहे. 
२० यराबाम परत आला हें सवे इस्राएलांनीं ऐकलं 
तेव्हां त्यांनीं त्यास बोलावणें पाठवून सभेस आणिलें 
व॒ सवे इस्लाएलांवर राजा केळे; यहूदाचा वंश 
खेरीज करून दाविदाच्या धराण्यास कोणी धरून 
राहिला नाहीं. 

२१ यरुळलेमास आल्यावर रहबामाने यहूदाचें 
सवे घराणें व बन्यामिनाचा वंश यांतून एकंदर एक 
लाख ऐशी हजार निवडक योद्धे जमा केले; इस्राएल 
घराण्याशी लढाई करून शलमोनाचा पुत्र रहबाम 
याच्या हातीं राज्य परत यावें असा हेतु होता. 
२२ तेव्हां परमेश्वराचे वचन देवाचा माणूस शमाया 
यास असें आलें कीं २३. यहूदाचा राजा शलमोनपुत्र 
रहबाम, यहूदा व बन्यामीन यांचें सगळें घराणें यांस 
व॒ इतर सवे लोकांस असें सांग, २४ परमेश्वर 
म्हणतो, आपले बांधव इस्राएल यांजवर स्वारी करून 
लहू नका; तुम्ही सवे आपआपल्या घरीं परत जा; 
कारण ही माझी करणी आहे. त्यांनीं परमेश्वराचे हॅ 


३८१ 


अ० १२५२४-१३५१२ १ राजे 





वचन ऐकर्ले व त्याप्रमाणें ते सगळे परत चालते झाले. . पाहा, दाविदाच्या घराण्यांत योझीया नांवाचा एक: 
२५ यराबाम एफ़ाइमाच्या . पहाडी प्रदेशांत | पुत्र जन्मेल; जे उच्चस्यानांचे याजक तुजवर होम- 
शखेम नगर मजबूत कलून तेथें राहूं लागला आणि । हवन करितात त्यांचा तो तुझ्यावर यज्ञे करील, मान- 
त्यानंतर तेथून निघून जाऊन पलुएल नगराची | वांच्या अस्थि तुझ्यावर जाळील. ३ त्याच दिवशीं त्याने 
त्यानें: मजबुती केली. २६ यराबाम. आपल्या भनांत £ खूण -दिली; तो म्हणाला, “परमेश्वराने सांगिललेली खूण 
म्हणाला कीं हें राज्य दाविदाच्या. घराण्याकडे | हीच; पाहा, ही वेदी भंग पावेल आणि तीवरील राख 
जाण्याचा संभव आहे; २७ : लोक यरुलेमांत यज्ञ । उघळली जाहल. ४ देवाच्या माणसाने बेथेलांतल्या त्या 
करावयास गेले तर त्यांचा स्वामी यहूदाचा राजा | वेदीविरुद्ध जे हे शब्द उच्चारेळे ते राजा यराबाम यानें 
रहृबाम याच्याकडे त्यांचें मन वळेल व ते मला जिवे | ऐकले तेव्हां तो आपला हात वेदीवरून काढून पुढें करून 
मारून यहूदाचा राजा रहबाम याचे पुनः होतील, | म्हणाला, त्याला धरा. तेव्हां त्यानें जो होत त्याजकडे 
२८ राजानें आपल्याबरोबरच्या लोकांचा सा्रा घेऊन | केला होता तो वाढून गेला व तो त्यास मार्गे घेतां 
सोन्याची दोन वासरे केलीं आणि लोकांस म्हटलें, । येईना. ५ परमेश्वराच्या आज्ञेवरून देवाच्या माणसाने 
आजवर तुमचें यरुशलेमास जाणें झालें तेवढें पुरे; | दिलेल्या खुणेप्रमाणें ती वेदी भंग पावली व तीवरील 
हे इद्लाएला, ज्या देवांनीं तुला मिसर देशांतून आणिले | राख वेदीवरून उघळली गेली. ६ राजानें त्या देवाच्या 
तेच हे. पाहा. २९ त्यानें एका वासराची बेथेल येथें माणसास विनंति केली कीं माझा हात पुनः पूववत्‌. 
व दुसर्‍याची दान येर्थे स्थापना केली. ३० ही गोष्ट | व्हावा म्हणून देव परमेश्रर याजकडे मजसाठीं 
पापास कारण झाली; दानापर्यंतचे लोक ह्यांपैकी । प्रार्थना करून त्याचा छृपाप्रसाद माग. देवाच्या 
एका वासराच्या दरुनास जाऊं लागले. ३१ त्यानें | माणसाने परमेश्वराची विनवणी केली तेव्हां राजाचा 
: उच्चस्थानीं मंदिरे बांधिली, आणि सवे लोकांतून याजक | हात पुनः पूर्वस्थितीवर आला; तो पूर्वी होता तसा झाला. 
नेमिले; ते लेवीचे वंशज नव्हते. ३२ मग यराबामाने | ७ राजा त्या देवाच्या माणसास म्हणाला, मजवरोबर 
आठव्या ' महिन्याच्या पंधराव्या दिवशीं यहूदांतील | घरी चल आणि कांहीं उपाहार करून ताजातवाना हो, 
सणासारखा एक्र सण केला आणि वेदीवर होमबलि | मी तुला कांहीं इनाम देतों. ८ देवाचा माणूस राजास । 
अपिले; त्याप्रमाणें त्यानें बेथेल येथें आपण केलेल्या । म्हणाला, तूं मला आपलें अर्धे घर देजील .तरी मी 
बासरांप्रीत्य्थ यक्ञ केले, आणि आपण केलेल्या उच्च- | तुझ्या येथें येणार नाहीं;. या ठिकाणीं मी अन्नपाणी 
स्थानांच्या याजकांस बेथेल येथें ठेविलें. ३३२ जी वेदी | सेवन करणार नाहीं; ९ परमेश्वराच्या वचनाच्या द्वारें 
त्वानें बेथेलांत बांधली होती तीवर स्वतःच्याच मनानें | मला अशी आज्ञा झाली आहे कीं तूं अन्नपाणी सेवन 
ठरविलेल्या आठव्या महिन्याच्या पंधराव्या दिवशीं | करू नको आणि ज्या वाटेने जाजील तिने परत 
त्याने होमबलि अपिले; त्यानें इस्राएल लोकांसाठी | येऊं नको. १० ज्या वाटेने तो बेथेलास गेला होता त्या 
हा सण स्थापिला आणि वेदीवर यज्ञबलि हवन | वाटेनें न जातां दुसर्‍या वाटेनें तो गेला. 
कशून आर्पिला. ११ बेथेल येथें त्या काळीं एक वृद्ध संदेश राहत 
१ नंतर पाहा, परमेश्वराच्या आज्ञेवरून । असे; त्याच्या एका पुत्राने येऊन देवाच्या माणसार्थि त्या 
१ छे देवाचा माणूस यहूदांतून बेथेल येथें आला; त्या | दिवशी नेथेलास जें कांहीं केलें त्याची सगळी हकीकत 
समयीं यराबाम हवन करीत वेदीपाशीं उभा । आपल्या बापास कळविली; राजास जे शब्द तो बोलला तेहि 
होता. २ परमेश्वराच्या आज्ञेवरून त्याने त्या वेदीविरुद्ध | त्याच्या पुत्रांनी आपल्या बापास निवेदन केले. 
हे शब्द उच्चारिळे: हवे वेदी, हे वेदी, परमेश्रर म्हणतो, | १२ त्यांच्या बापानें त्यांस विचारिळें, तो कोणत्या वाटेने 
श्ट्र 


$र्‍राजें 


अ० १३५१२-२३२३- 





- गेंटाः१ऱ्यहूदांतूत आलेला तो देवाचा माणूस कोणत्या | 


वाटेने हेला हें त्यांनीं पाहिलें होते. १३ तो आपल्या. 
' मुलांस महणाला, गाढवावर खोगीर घाला. त्यांनीं गाढवा- 
वरःः> खोगीर : घातल्यावर. तो त्यावर बसला. १४ तो 
देवांच्या. माणसाच्या पाठोपाठ गेला. तो त्यास 'एक्रा 
एला झाडाखाली बसलेला आढळला. त्यानें त्यास विचार 
रिळें, यहूदाहून आलेला देवाचा. माणूस तूंच काय £ तो 
म्हणाला; मीच. १५ तो. त्यास म्हणाला, मजबरेबर' 
घरीं. चळ आणि भोजन कर. १६. तो म्हणाला, मत्त 
तुजबरोबर परत येतां येत नाहीं; .तुझ्या येथें मला जातां 


येत नाहीं; मी या. ठिकाणीं अन्नपाणी सेवन करणार नाहीं; 
१७. कारण परमेश्वराच्या वचनांच्या द्वारे मला अशी आज्ञा 


झाली आहे कीं तूं ह्या ठिकाणीं अन्नपाणी सेवन करूं नेको 
आणि ज्या वाटेने जाशील त्या वाटेने परत येऊं नको. 
१८ तेव्हां तो त्यास म्हणाला, मीहि तुझ्यासारखाच 
संदेष्टा आहें; परमेश्वराच्या आज्ञेवरून एक देवदूत मला 
म्हणाला, त्याला परत आपल्या धरीं घेऊन ये. 
म्हणजे तो अन्नपाणी सेवन_ करील; पण हें त्याचें 
सांगणें खोटे होतें. १९ त्याने त्याजबरोबर परत 
जाऊन त्यांच्या घरी अन्नपाणी सेवन केलें. २० ते 
भोजनास बसले असतां त्यास परत आणणाऱ्या त्या 
संदेष्टयास परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें; २१ यहूदा- 
हून आलेल्या देवाच्या माणसास त्याने मोठ्याने सांगि- 
तळे, परमेश्रर असें. म्हणतो, परमेश्वराच्या तोंडचें 
वचन तू अवमांनेलं, आणि तुझा देव परमेश्वर यानं 
तुला आज्ञा केली. ती तूं पाळिली नाहीं. २२ तूं 
परत आलास आणि ज्या ठिकाणीं अन्नपाणी. सेवू नको 
असें. तुला सांगितले होतें तेथें तूं अन्नपाणी सेविलें, 
यास्तव तुझे प्रेत तुझ्या वाडवडिलांच्या थडग्यांत 
जाणार हो. २३२ त्याचें खाणेपिणे आटोपल्यावर 
त्यानं त्या माघारी आणिषलळेल्या - संदे्ट्यासाठीं गाढवावर 
खोगीर घातलें. २४ तेथून निघूस तो चालला असतां. 
वाटेनं त्यास एका सिंहानं गांठून मारून टाकिले; त्याचें 


त्याच्यापाशी उभा राहिला, आणि सिंहहि त्या प्रेता> 
जवळ उभा राहिला. २५ तिकडून जाणाऱ्यायेणाऱ्या' 
लोकांनीं वाटेंत पडलेळें तें प्रेत व त्याच्यापाशी “उभा. 


'राहिळेला तो सिंह. पाहिला; आणि त्यांनीं तो ब्रद्ध 


संदेष्टा राहत होता त्या नगरांत जाऊन हें: वर्तमान 


"कळविलें. २६ त्याला वाटेवरून परते- आणणाऱ्या त्या 


संदेष्रथानें हे ऐकलें तेव्हां - तो म्हणाला “परमेश्वराच्या 
तोंडचे वचन अवमानणारा देवाचा मार्णेस तो हाच; 
म्हणूनच परमेश्वराने त्यास सिहाच्या* -स्वांधींने 'केळ 
आणि परमेश्वराने त्यास सांगितलेल्या .. वचनाप्रमाणे 
सिंहाने त्यास फाडून ठार केलें असावें. २७ ती 
आपल्या पुत्रांस म्हणाला, माझ्या गाढवावर ' खोगीर 
घाला; तेव्हां त्यांनीं खोगीर घातलें. २८८ त्याने 
जाऊन पाहिलें तों त्याचें. 'प्रेंत वाटेवर पडळें आहे. 
आणि- त्याच्यापाशी गाढव व सिंह उभे आहेत असें 
याच्या दृष्टीस पडले; सिंहाने त्याचें भ्रेत खाळन 
टाकिले नव्हतें आणि , त्या “गाढवास फाडून 'टाकिटे 
नव्हतें. २९ त्या संदेण्यानें देवाच्या माणसाचें प्रेत 
उचळून गाढवावर घालून परत आणिलें; त्याच्या. 
बद्दल विलाप करावा व॑ त्यास मूठमाती द्यावी म्हणून 
तो आपल्या नगरास परत आला. २० त्याने त्याचें 
प्रेत आपल्याच थडम्यांत ठेविलें आणि, अरेरे, माझ्या 
बंवो ! असें-ओरडून लोकांनीं त्याच्याबद्दल विलाप केला. 
२३१ त्याला मूठमाती दिल्यावर त्यानें आपल्या . पुत्रांस 
सांगून ठेविलें कीं मी मेल्यावर देवाच्या माणसाला .ज्या 
थडग्यांत पुरिळें आहे तेथेंच मला मूठमाती द्या आणि. 
त्याच्या. अस्थीनजीक :माझ्या -अस्थि:<ठेवा; :२२ कारण: 


. बेथेलांतली :वेदी , आणि ,डामरोनी.. नगरांतल्या. उच्चस्थानां-. 


वरील सवे : मंदिरांविरुद्ध' जे उद्गार त्मानें - परमेश्वराच्या 
वचनानुसार काढिले तदनुसार अवऱ्य घडून येणार. 

“३३ एवढें झालें तरी यराबामानं आपला दुष्ट 
मार्ग. सोडिला नाहीं; त्यानें उच्वस्थानांचे याजक 
सगळ्या लोकांतून नेमिले; आपण . उच्चस्थानांचे 


प्रेत वाटेंत तसेंच पडून राहिळें आणि तो गाढव याजक व्हावें असें ज्यांच्या इच्छेस आलें-त्यांस "त्यानें 
३८३ 


अ० १३२२-१४७:२० 


१ राजे 





संस्कार केला. ३४ या गोष्टीने यराबामाच्या घराण्यास | 
पापे लागलें व तेणेकरून त्याचा उच्छेद झाला आणि | 
भूतलावरून तें नष्ट झालें. . 

१ त्या समयीं यराबामाचा पुत्र अबीया 

१ % आजारी पडला: ' २ तेव्हां यराबाम आपल्या 

स्लीस म्हणाला, चळ, तूं यराबामाची स्री आहेस हें 

कोणास ओळखितां. येणार नाहीं अशा प्रकारें वेश. पाठट 

"आणि शिलो येथें. जा; जो मजविषयीं बोलला होता कीं 
मी या लोकांचा. राजा होईन तो अहीया संदेषा येथें 

राहतो. -३ तू दहा भाकरी, पुऱ्या व॑ मधाची कुपी 

बरोबर .घेऊन त्याजकडे जा; मुलाचे काय होईल तें तो 

तुला सांगेल: .४ यराबामाच्या त्रीनें तर्से केलें. ती. 

निघून. .शिलोस अहीयाच्या घरीं गेली. अहीयास 

दिसत नव्हतें; कारण वृद्धपणामुळें त्याची दृष्टि मंद 

झाली होती. , ५ . परमेश्वर अहीयास म्हणाला, | 

-यराबामाची क्ली आपल्या,,.मुलाविषयीं . विचारण्याकरितां 
येत आहे;. तो आजारी आद्वे; तूं तिला. असें असें सांग; 

आपण कोणी दुसरी स्री. आहो. असें सोंग करून 

ती आंत येईल. ६ ती दारापाशी येत असतां तिच्या 

पांवलांचा आवाज ऐकून अहीया. तिला म्हणाला, 

यराबामाच्या स्रिये, आंत ये; आपण दुसरीच कोणी 

आहों असें सोंग तूं कां करितेस £ तुला कांहीं दुःखाचा 

संदेश सांगणें मला प्राप्त झाळें आहे. ७ जा, यराबामास 

सांग, इस्राएलाचा देव परमेश्वर म्हणतो कीं मीं 

तुढा लोकांतून निवहून उन्नत केळे, माझे लोक 

इस्राएल यांचा तुला मीं नायंक नेमिले, ८ आणि दावीद 
'घराण्यापासून राज्य काढून घेऊन तुला दिलें; तरी तूं 
माझा सेवक दावीद याच्याप्रमाणें वागला नाहींस; 

दावीद माझ्या आज्ञा पाळीत असे; तो मला जिवेंभारवे 

घरून राहिला व माझ्या दृष्टीनें जें योग्य तेंच 

: तो करीत असे; ९ पण तुझ्यापूर्वी होऊन गेलेल्या 
सर्वांपेक्षा तू अधिक दुराचरण केळे आहे; मला..सोडन 

तूं अन्य देव व ओतींव मूर्ति केल्या आहेत; अशाने 

तूं मला चिडवून संतप्त केळे आहे आणि मजकडे 


घराण्यावर अरिष्ट आणीन, यराबामाच्या घराण्यांतल्या 
प्रत्येक पुरुषाचा मी उच्छेद करीन, मग तो इस्राएला- 
च्या बंदींत असो कीं मोकळा असो; ज्याप्रमाणें होण 
अंगदीं साफ निघून जाईपर्यंत काढून . टाकितात 
त्याप्रमाणें मी यराबामाचें घराणें काढून टाकीन: 
११  यराबामाच्या घराण्यांतठा जो कोणी नगरांत 
मरेल त्याला कुत्री खातील व जो कोणी रानावनांत 
मरेल त्याला आक्राशांतलीं पाखरे खाऊन. टाकितील,. 
कारण परमेश्वर हें बोलला आहे. १२ तर आतां ऊठ, 
आपल्या घरीं जा; तुझे .पाय नगरांत पडतांच तुझे 
मूल मरेल; १३ सवे इस्लाएल. त्यासाठीं शोक करून 
त्याला पुरितील; यराबामाच्या ' घराण्यांत त्यालाच 
कांयती मूठमाती . मिळेल; कारण इसाएलाचा देव 
परमेश्वर  याच्यासंबंधानें. यराबामाच्या घराण्यांत 
त्याच्याच ठायीं कांहींसा चांगुलपणा दिसून आला आहे. 
१४ मग परमेश्वर इख्वाएलावर असा राजा. स्थापील 
कीं तो त्याच. दिवशीं यराबामाच्या घराण्याचा उच्छेद 
करील. मी काय म्हणतों १ आतांच तो स्थापिला आहे. 
१५ बोरू पाण्यांत कांपतो त्याप्रमाणें परमेश्वर इस्ना- 
एलास हाणून . कांपवील व जी उत्तम भूमि त्यानें 
त्यांच्या. पूवेजांस दिली होती तींतून त्यांस उपटून 
काढून नदीपलीकडे त्यांची पांगापांग करील, कारणे 
त्यांनी अश्षोरा मूर्ति बनवून परमेश्वरास संतप्त केलें. 
१६ यराबामानें जीं पातर्के स्वतः केलीं व इख्राएलाकहून 
करविलीं त्यामुळें परमेश्वर इस्राएलाचा त्याग करील. 
१७ यराबामाची बायको निघून तिरसा येथें आली; 
तिचा पाय घराच्या उंबरठ्यास लागतांच मूल मेळे. 
१८ परंमेश्वराने आपला सेवक अहीया संदेष्टा याच्या द्वारें 
जें वचन कळविलें होतें तदनुसार सवे इत्लाएलानें त्याला 
मूठमाती दिली व त्याजसाठीं शोक केला. १९ यराबा- 
माने इतर कोणत्या गोष्टी केल्या, युद्ध कसें केलें व 
राज्य कसें चालविले या सवोरचे वर्णन इखाएलाच्या 
राजांच्या बखरीत केलें आहे. २० यराबाम बावीस वर्षे 
राज्य करून आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला च 


याठ केली. आहे. १०. यास्तव पाहा, मीं यराबामाच्या । र्‍्याचा पुत्र नादाब हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
र्‌ <्श 


$ राजे 


अ० १४:२१-१५४१३ 





: ३१ इकडे शळ्मोनाचा पुत्र रहबाम* हा यहूदाबर 
राज्य: करीत होता. रहबाम राज्य करूं लागला तेव्हां तो 


छकेचाळीस वर्षांचा . होता; आपल्या नामाची स्थापना 
करावी म्हणून परमेश्वराने सवे इद्ाएल वंद्यांतून यर- 
झळेम नगर निवडले तेथें त्याने. सतरा वर्षे राज्य 
'केळें; त्याच्या आईचें नांव नामा; ती अस्मोनीण होती. 
२२ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें. यहूदाचे लोक 
करूं लागले; त्यांच्या पूर्वेजांपेक्षांहि त्यांनी जीं अधिक 
पातके केलीं त्यामुळें त्यांनीं परमेश्वरास इर्ष्यरेस पेटविले. 
२३ त्यांनीं प्रत्येक उंच टेकडीवर, प्रत्येक हिरव्या 
झाडाखाली उच्वस्थाने, स्तंभ आणि अशेरा मूर्ति 
स्थापिल्या; २४ त्या देशांत पुरुषगामीहि होते; ज्या 
सवे राष्ट्रांस परमेश्वराने हख्ाएलासमोरून हाकून दिलें 
होतें त्यांच्या अमंगळ कर्मांप्रमाणे हे करू लागले. 
२५ . रहबाम राजाच्या कारकीदीच्या पांचव्या वषी 
मिसर देशचा राजा शिशक यार्ने यरुशलेमावर स्वारी 
केली. २६ त्यानें परमेश्वराच्या मंदिरांतील व राज- 
वाड्यांतील सवे भांडार लटन नेलें; शलमोन राजाने 
ज्या सोन्याच्या ढाली केल्या होत्या त्याहि त्यानें नेल्या. 
२७ रहबाम राजानें त्यांच्याऐवजी पितळेच्या 
ढाली बनविल्या आणि राजाच्या स्वारीपुढें धावणार्‍यांच्या 
व .राजवाड्याची रखवाली करीत-असणार्‍यांच्या स्वाधीन 
त्या केल्या. २८ राजा परमेश्वराच्या मंदिरांत जात 
असे तेव्हां हे धावणारे त्या ढाली घेऊन पुढें चालत 
आणि मगर त्या आपल्या चाकींत आणून ठेवीत. 
२९ यराबामानें केलेल्या इतर गोष्टींचं व जें जें कांहीं 
त्याने केळें त्यांचें बर्णन यहूदाच्या राजांच्या बखरीत 
केळें आहे, नाहीं काय £ ३० रहबाम व यराबाम | 
मध्ये लढाई सतत चाळू होती. ३१ रहबाम आपल्य़ा 
पितरांजवळ जाऊन निजला, व .त्यांनीं त्यास दावीद- 


१ नबाटाचा पुत्र यराबाम याच्या कार- 

१ ९९ कोदांच्या अठराव्या वर्षी अबीयाम यहूदावर राज्य 
करूं लागला. २ त्यानें तीन वर्षे. यरदाळेमांत 

राज्य केलें; त्याच्या आईचे नांव माका, ती भवीक्ञा- 
लोमाची कन्या. ३ त्याच्या अगोदर: त्याच्या बापाने 
जीं पातर्के केलीं त्या सवे पातकांचें अनुकरण त्यानें 
केलें; त्याचा पूर्वज दावीद याचें चित्त त्याचा देव 
परमेश्वर याजकडे. जसें पूणेपणें होतें तसें त्याचें. नव्ह्ते. 
४ तथापि दाविदाकरितां त्याचा देव परमेश्वर- यानें त्याचा 
दीप यस्ठालेमांत कायम राहूं दिला; त्याच्या प्रश्नात 
त्याच्या पुत्राची स्थापना त्याने केली;.. आणि-:यमुालिम 
नगर सुस्थितींत ठेविळें; ५. कारणः.. दावीद परमे- 
श्वराच्या दृष्टीनें जें योग्य तें करीत .असे आणि उरीया 
हित्ती .याचें प्रकरण. खेरीज करून तो आपल्या आयुष्य- 
भर परमेश्वराने . केलेली . कोणतीहि आज्ञा सोहन. 
बह॒कला नाहीं. ६ अबीयामाच्या सगळ्या हयातींत 
अबीयाँम व यराबाम यांच्यामधली लढाई चालू राहिली. 
७ अबीयामानें केलेल्या. इतर गोष्टींचे व जें कांहीं त्याने 
केलें त्या सर्वाचे वर्णन यहूदाच्या राजांच्या बखरींत 
केलें आहे; नाहीं काय? अबीयाम व यराबाम यांची 
लढाई चाळूच होती. ८ अबीयाम आपल्या पितरांजवळ 
जाऊन निजला. व त्यास त्यांनीं दावीदपुरांत मूठमाती दिली; 


त्याचा पुत्र आसा हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 


९. इस्माएठाचा राजा यराबाम याच्या कारकीर्दीच्या 
विसाव्या वर्षी आसा यहूदावर राज्य करू लागळांर 
१० त्यानें. एकेचाळीस वर्षे यरुळलेमांत राज्य केले. 
त्याच्या आईचें नांब माका; ही अबीशालोमाची कन्या. 
११ आसानें आपला पूर्वज दावीद याच्याप्रमाणें 
परमेश्वराच्या दृष्टीने जें योग्य तें केलें. १२ त्याने 
पुरुषगमन करणाऱ्यांस देशांतून घालवून दिलें आणि 


पुरांत त्याच्या पितरांच्या कबरस्तानांत मूठ्माती दिली; | त्याच्या वाडवडिलांनीं केळेल्या एकंदर मूर्ति . टाकून 


त्याच्या आईचें नांव नामा, ती. अम्मोनीण होती. 
त्याचा पुत्र अबीयामे ह्य त्याच्या जागीं राजा झाला. 


. १. २ इतिहास १२: १६ एर्थे अबीया. 
२५ 


दिल्या. १३ त्यानें आपली. आहे. माका हिला राज: 
मातेच्या पदावरून दूर केलें, कारण तिनें अक्रोराप्रीत्यर्थ 


| एक अमंगळ मूर्ति केली होती; तिनें केलेली ती 


१ पाठभेद : रहबाम 


३८५ 


अर १५१३-३३ 


१ राजे 


य हह ियायंबयाााकावथाााायाााााधााााााााााााबााबाबकबानुशाशाशाी 
मूर्ति आसानें. -फोहमतोहून  किद्रोन ओहळा- लेली नगरें या सर्वांचे वणन गहूदाच्या राजांच्या बखरींत 


जवळ जाळून डाकिली. . १४ त्यानें उच्चस्थांने “ मोडून 
टाकिली नाहींत; तथापि आसाचें मन साऱ्या 

हयातींत . .परमेश्वराकडे . पूर्णपणें लागलेले होते. 
१५ त्याच्या .बापाने व त्यानें स्वतः सोने, चांदी ब पात्रें 
परमेश्वरास वाहिली होतीं तीं संव त्यानें परमेश्वराच्या 
मंदिरांत . नेऊन ठेविली. १६. आसा व इल्लाएळाचा 
राजा बोशा' यांच्यामध्यें आमरण लढाई चालली हीती. 
१७ - इंख्राएलाचा राजा बाशी यानें यहूदावर स्वारी 
केली; यहूदाचा राजा आसा यांच्याकडे कोणाच्याहि 
येण्याऑण्याल प्रतिबंध म्हांवा म्हणून इत्राएलाचा राजा 
बाया याने ' रामा नगराची मजबुती. केली. १८ परमे 


श्वेराच्या मंदिराच्या ब॑ राजवाड्यांच्या भांडारांत सोनें 


व चांदी राहिली होती ती संवे काढूने आसाने आपल्या 
. सेवकांच्या हातीं दिली घे त्यांस दिमिष्कवासी अरामाचा 
राजा बेन-हदॉद॑ निन'  टब्निम्मोन बिन हेज्योने 
याजकडे पाठविलें; त्याने त्याला असें सांगून पाठविलें कीं 
१९ माझ्या बापाचा व तुमच्या बापाचा सलोखा होता 
तसा तुमचा व'॑ आमचा सलोखा होवो; तर पाहा, मीं 
तुम्हांला सोन्याचांदीची भेट पाठविली आहे; इस्वाएलाचा 
राजा बाश याशीं केलेला करार तुम्ही मोडूंनं टाका म्हणजे 


तो माझ्यामागे लागण्याचे सोहन देईल. २० आंसा 
राजाचें हें बोलणें मान्य करून बेन-हदादानें आपल्या । 


सेनांच्या सरदारांस इस्नाएली नगरांवर स्वारी करावयास 
पाठविलें; त्यांनी इयोन, दान, आबेलं-बेथ-माका, 
सगळा क्रितेरोथ व नफतालीचा सवे प्रदेश जिकिला 
२३ हें ऐकून रामा शहराची मजबुती करण्याचें सोडून 
बांशा तिरसा येथें जाऊन राहिला. २२ मग आसा 
राजानं यहूदांतील सवे लोकांस जाहीर केलें, 
कोणाला सोडिलं नाहीं: वाशानं जे प्राषाण व लाकडे 
लावून रामाची मजबुती केली होती ती सवे त्या 
लोकांनीं काढून नेली आणि आसा राजानं बन्यामिनाचा 
गिवो . ब. मिस्पा' यांची मजबुती. करण्याच्या कामीं 
: ती. ठाविलीं. २३ आसानें केलेल्या बाकीच्या गोष्टी, 
त्याचा पराक्रम, त्याने जें कांदीं केलें ठे व त्यानें बांधि- 


केलें आहे; नाहीं काय झेवटीं हृद्धापकाळीं त्याच्या 
पा्यांला कांही विकार झाला. २४. आसा आपल्या 
पितरांजवळ निजला, व लोकांनीं त्यास त्याचा 
वडीळ दावीद याच्या. नगरांत त्याच्या पितरांपाशीं 
मूठमाती दिली; आणि त्याचा पुत्र यहोशाफाट त्याच्या 
जागीं राजा झाला. 

२५ यहूदाचा राजा आसा यांच्या कारकीर्दीच्या 
दुसऱ्या वर्षी यराबामाचा पुत्र नादाब हा. इस्राएलावर 
राज्य करू लागला; इद्माएलावर त्यानें दोन वर्षे राज्य 
केलें. २६ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें बाईट तें त्यानें केलें 
त्यानें आपल्या बापाचे. अनुकरण केलें; त्याच्या बापाने 
इस्वाएलाकडून जें पाप करविले त्याच पापाच्या: मार्गाने 
तोहि चालला. २७ त्याच्याविरूद्ध इस्साखार घराष््या- 
लील अहीयाचा पुत्र बाझा यानें फितुरी केली; बाशानें 
त्यास पलिष्टयांचें गिब्बथोन येथे ठार मारिळें; नांदाब 
वे सवे इस्राएल यांनीं त्या समयीं गिब्बथोनास वेढा 
घातला होता. २८ यहूदाचा राजा आसा याच्या कार- 
कौर्दीच्या तिसऱ्या वर्षी बाहयानें नादाबास ठार मारिले, 
व तो त्याच्या जागीं राजा झोला. २९ राजा होतांच 
त्यानें यराबामाच्या सवे घराण्यांचा संहार केला; त्याने 
यराबामाच्या कुळांतील सर्वांचा साफ नाश केला; 
त्यांतील एकहि प्राणी जीवंत ठेविला नाहीं; परमेश्वराने 
आपला सेवक* दिलोकर अंहीया याच्याद्रारें जें वचन 
सांगितलें होतें त्याप्रमाणें हे सर्व झालें. ३० याचे 
कारण हच कीं यराबामाने स्वतः पापकर्म करून इसा. 
एलासहि तीं करावयास लाविलें आणि त्यानें इखाएलाचा 
देव परमेश्वर यास संताप आणिला. २१ नादाबानें 
केलेल्या बाकीच्या सवे गोष्टी, त्याने जें कांहीं 
केळे तें. या. सवांचे वर्णन इख्लाएलाच्या राजांच्या 
बखरींत केलें आहे, नाहीं काय? २२ आसा व इल्ला 
एलाचा राजा बाशा यांची त्यांच्या . साऱ्या हृयातींत 
लढाई चालली होती. र 

३३ यहूदाचा राजा आसा याच्या कारकीर्दीच्या 
तिसऱया वर्षी . अहीयाचा पुत्र बाशा तिरसा येथें सर्व 


१८६ 


१ राजे 


इल्लाएलावर राज्य करू लागला; त्यानें चोवीस वर्षे | घरीं दारू पिऊन तो' मत्त झाला; १० तेव्हा: जिष्रीने 
राज्य केलें. ३४ त्यानें परमेश्वराच्या दृष्टीनें वाईट तें | आंत जाऊन त्यास ठारे मारिळें; यहूदाचा राजा आसा 
केलें; त्यानें यराबामाचें अनुकरण केळें व जें पातक | याच्या कारकीर्दीच्या सत्ताविसाव्या वर्षी हे झालें. 
त्यानें इल्लाएलाकडहून करविले त्या पातकाच्या मार्गानें | ११ तो राज्य करू लागला; आणि गादीवर. बसतांच 


अ० १५४ ३३-३९*२« 





तो चालला. १ हनानीचा पुत्र येहू यास । 


4 द्‌ बाशाच्याविरुद्ध परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें; 

तें असें: २ मीं तुला धुळींतून वर काढून 
माझ्या इश्माएल लोकांचा अधिपति केलें आहे, तरी 
तूं यराबामाच्या मार्गानें चालला आहेस, तूं माझ्या 
इद्लाएह लोकांकडून पाप करविले आहे, व॒ त्यांनीं 
आपल्या पातकांनीं मला संतप्त केलें आहे. ३ तर 
पाहा, बाशा व त्याचें घराणें यांचा मी अगदीं 
नायनाट करीन; आणि नबाटाचा पुत्र यराबाम याच्या 
घराण्यासारखें तुझ्या घराण्याचें करीन. ४ बाशयाचा जो 
कोणी नगराच्या आंत मरेल त्याला कुत्री खाऊन 
टाकितील; त्यांतला जो कोणी रानावनांत मरेळ त्यास 
आकाशांतील पक्षी खाऊन टाकितील. ५ बाशानें 
केलेल्या बाकीच्या गोष्टी, त्यानें जें कांही केलें तें व 
त्याचा पराक्रम या सर्वांचे वर्णन इस्माएलाच्या राजांच्या 
बखरींत केलें आहे, नाहीं काय ९? ६ बाश्या आपल्या 
पितरांजवळ जाऊन निजला व तिरसा येथें त्यास मूठ- 
माती दिली; आणि त्याच्या जागीं त्याचा पुत्र एला 
राजा झाला. ७ परमेश्वराचे वचन हनानीचा पुत्र येहू 
संदेष्टा याच्या द्वारें बाया व त्याचें घराणें यांच्याविरुद्ध 
प्राप्त झालें; याचें कारण हें कीं बाशानें यराबामाच्या 
घराण्याप्रमाणें परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट तें करून 
परमेश्वरास संताप आणिला व त्याने नादाबास 
ठार भारिलें. 

८ यहूदाचा राजा आसा याच्या कारकीर्दीच्या 
सग्विसाव्या वर्षी बांशाचा पुत्र एला हा तिरसा येथें 
इत्लाएलावर राज्य करूं लागला; त्यानें इस्राएलावर 
दोन वर्षे राज्य केलें. ९ त्याचा चाकर जित्री, जो 
त्याच्या निम्म्या रथांवर अधिकारी होता, त्यानें 
त्याजविरुद्ध फितुरी केली. एला तिरसा येथे असतां 
तिरसांतल्या मंदिराचा त्याचा कारभारी अरसा याच्या 


त्यानें बाशाच्या सवे घराण्याचा संहार केला,. त्याच्या 
आप्तसित्रांपैकी एक मुलगा देखील त्यानें सोडिला देश नाशी. 
१२ या प्रकारें परमेश्वराने जें वचन येहू संदेष्याच्य 
द्वारें बाशाच्या विरुद्ध सांगितलें होतें तदनुसार जिश्रीनें 
त्याच्या सवे घराण्याचा. नादा केला; १३ बाशाचीं सर्ब 
पातर्के व त्याचा पुत्र एला याचींहि सव पातकें जीं 
त्यांनी स्वतां केलीं व इ्लाएलाकडून करवून त्यांना 
व्यर्थ गोष्टींच्या नादीं लावून इल्लाएलाचा देव परमेश्वर 
यास संताप आणिला त्यामुळें असें झाठें. १४ एलानें 
केलेल्या बाकीच्या गोष्टींचे व त्यानें जें कांहीं केलें त्या 
सर्वांचे वर्णन इल्लाएलाच्या राजांच्या बखरींत केलें 
आहे, नाहीं काय १ 

१५ यहूदाचा राजा आसा याच्या कारकीरदौच्या 
सत्ताविसाव्या वर्षी जिश्री हा तिरसा. येथें राज्य 
करू लागला; त्यानें तिरसांत सात दिवस राज्य 
केलें. या समयीं लोक पलिष्ट्यांच्या ताब्यांतल्या 
गिब्बथोन नगरापाशीं ठाणे देऊ. राहिले होते. 
१६ जिल्रीर्ने फितुरी करून राजास मारून टाकिले आहे 
असें ह्या ठाणें देऊन राहिडेल्या लोकांनी ऐकलं 
त्याच दिवशीं सवे इल्लाएंलांनीं अश्री नामें सुख्य सेना- 
पतीस छावणींतच इद्माएलाचा राजा केलें. १७ अल्रीने 
सवे इद्माएलास बरोबर घेऊन गिब्बथोन सोडून देऊन 
तिरसास वेढा घातला. १८ नगर इस्लगत झालें असें 
जिश्रीनें पाहिलें तेव्हां त्यानें राजवाड्याच्या बुर्जांत 
जाऊन आपण आंत असतां राजवाल्यास भाग लावून 
दिली, आणि त्यांत तो स्वतःहि जळून नेला. १९ त्यानें 
यराबामाचें अनुकरण केलें, व॑ जें पाप त्यांने इखाएला- 
कडून करविले त्याच पापाच्या मार्गाने /तो चौलला; अशीं 
पातर्के करून परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाट तें त्यानें 
केलें म्हणून असें झालें. २० जिल्रीनं केलेल्या 
बाकीच्या गोष्टी, त्यानें केलेली फितुरी या सववौचें 


३८०७ 


अ०-१६२०-१७९ 


५ राजे 





वर्णन इंख्राएलाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, | केलें. २१ नबाटाचा पुत्र यराबाम याच्या पापकर्माचें 


नाहीं काय £ - 

२१ त्या समयीं इंत्राएह लोकांचे दोन: भाग झाले; 
अर्धे लोक गीनथाचां पुत्र तिब्नी यास राजा करावें 
म्हणून त्याच्या पक्षांचे झाले, व अर्धे लोक अस्रीच्या 
पक्षाचे झाले. २२ अत्रीच्या पक्षाच्या लोकांनीं गीनथ- 
पुत्र तिब्नी याच्या पक्षाचा पराभव केला: तिब्नी प्राणास 
मुकला आणि अब्रीला राजपद मिळालें. २३. यहूदाचा 
राजा आसा याच्या कारकीदीच्या  एकतिसाव्या 
वर्षी अभ्री इस्लाएलावर राज्य करूं लागला; त्यानें बारा 
वर्ष राज्य केलें; पहिलीं सहा वर्षे त्यार्ने. तिरसा येथें 
राज्य केलें. २४ त्याने :शेमर-याजकहून शोमरोन डोंगर 
दोन किक्नार रुपें देऊन घेतला; त्या डोंगरावर त्यानें 
एक नगर वसविले आणि या -वंसविठेल्या नगरास त्या 
डोंगराचा मूळचा मालक दोेभर याच्या नांवावरून शोम- 
रोन असें नांव दिलें. २५ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट 


तें अन्नीने केलें; त्याच्यापूर्वी जे होऊन गेले त्या सर्वाहून 


अधिक दुराचार, त्यानें केला. २६. नबाटाचा पुत्र 
यराबाम. याच्या सवे मार्गांचे त्यानें अवलंबन केलें 
आणि जीं पातके यराबामाने स्वतः करून इसाएला- 
कडून करबिठीं व त्यास व्यर्थ गोष्टींच्या नादीं . छावून 
इस्राएलाचा देव परमेश्वर यास संताप आणिला तीं 
सर्वे पातके त्यानें केलीं; २७ अन्नीनें केलेल्या.बाकीच्या 
गोष्टी व त्यानें. दाखविलेला पराक्रम या सर्वांचे वर्णन 
इस्राएलाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय£ 
२८ अश्री आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला, आणि 
त्यास शोमरोन येथें मूठमाती दिळी, आणि त्याच्या 
जागीं त्याचा पुत्र अहाब राजा झाला. 

२९ यहूदाचा राजा आसा याच्या कारकीर्दीच्या 


अनुकरण करणें ही शुल्क गोष्ट आहे असें त्याला वाटलें. 
त्यानें सीदोन्यांचा राजा एथबाल याची कन्या इजबेल 
हिजशीं ल्म केलें, आणि तो बाल्मूर्तीची सेवा व पूजा 
करूं लागला. ३९ त्यानें बालाचें एक भवन शोमरोन 
येथे बांधिळें. व त्यांत . बालाग्रीत्य्थ एक वेदी 
बांधिली. ३३ अहाबार्ने अशेरा मूतीची स्थापना केली. 
त्यानें इस्लाएलाचा देव परमेश्वर याला संताप आणण्या- 
जोगी कामे आपल्यापूर्वी होऊन गेलेल्या इखाएलाच्या 
सवे राजांहून अधिक केलीं. ३४ त्याच्या कारकीर्दीत 
बेथेलकर हिएल यानें यरीहो नगर पुनः वसबिलें, त्यानें 
त्याचा पाया घातला तेव्हां त्याचा ज्येष्ठ पुत्र अबीराम 
मरण. पावला; आणि त्यार्ने त्याच्या वेशी उभारिल्या 
तेव्हां त्याचा कनिष्ठ पुत्र सगूब मरण पावला; परमे- 
श्वराने नूनाचा पुत्र यहोवा याच्याद्वारें सांगितलें होतें 
त्याप्रमाणे हे झालें. 
१ झालीया तिश्‍बी हया गिलाद येथें उपरी 
५ ९७ म्हणून राहणार्‍्यांपैकी एक होता; तो अहाबास 
म्हणाला, इत्लाएलाचा देव परमेश्वर ज्याच्या 
हुजुरास मी - असतों त्याच्या जीविताची मी शपथ 
वाहून सांगतों कीं जीं वर्षे आतां येणार त्यांत 
दहिंवर अथवा पर्जन्य पडणार नाहीं; हें सवे माझ्या 
सांगण्याप्रमाणे होणार. २ परमेश्वराचे वचन त्यास 
प्राप्त. झाळें कीं ३ येथून निघून पूवे दिशेस जा, व 
यादेनेसमोरच्या करीथ ओहळानजीक लपून राहा. 
४ -त्या ओहळाचें पाणी तुला प्यावयास मिळेळ आणि 
मीं कावळ्यांस आज्ञा केली आहे, ते तुला अन्न 
पुरवितील. ५ परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे करून तो 
यादेनेसमोरच्या करीथ ओहळानजीक जाऊन राहिला. 


अडतिसाव्या वर्षी अश्लीचा पुत्र अहाब इस्लाएलावर । ६ कावळे त्यास भाकरी व मांस सकाळसंघ्याकाळ 


राज्य करू लागला; त्याने इस्राएलावर शोमरोन येथें 

बावीस वर्षे राज्य केळे. ३० अश्रीचा पुत्र अहाब यानें 

परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट ते केलें; आपल्यापूर्वी 

होऊन गेलेल्या सर्वांपेक्षा अधिक वाईट वर्तन त्यानें 
५ निर्गम २५:२९ वरील टीप पाहा. 


आणून देत, व त्या ओहळाचें पाणी तो पिई. ७ कांहीं 
दिवसांनी ओहळ आटून गेला, कारण त्या देशांत 
फजेन्यव्रृष्टि झाली नाहीं. 

८ तेव्हां त्यास परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें कीं 
९ चल, सीदोनांतील सारफथ नगरांत जाऊन राहा; 


श्ट्ट 


१ राजे 


अ० १७:९-१८:८ 





पाहा, तुझें पोषण करण्याची तेथल्या एका विघवेस मीं | 


आज्ञा केली आहे. १० त्याप्रमाणे तो सारफथ येथें गेला; 
नगराच्या वेशीजवळ तो आला तेव्हां एका विघवा खत्रीला 
काटक्या गोळा कारितांना त्याने पाहिलें; तिला हाक 
मारून तो म्हणाला, मला एका पात्रांत प्यावयास थोडेंसें 
पाणी घेऊन ये. ११ ती पाणी आणावयास जात 
असतां त्यानें तिला आणखी हाक मारून सांगितलें, 
आपल्या हातीं एक भाकरीचा तुकडा मला घेऊन ये. 
१२ ती म्हणाली, तुमचा देव परमेश्वर याच्या जीविताची 
शपथ, माझ्याजवळ भाकर मुळींच नाहीं; मडक्‍्यांत 
मूठभर पीठ आणि कुपींत थोडेसें तेल एवढें मात्र 
आहे. मी दोन काटक्या जमा करीत आहे; मग मी 
घरीं जाऊन मजसाठीं व आपल्या मुलासाठी तें तयार करीन; 
ते आम्ही खाऊं आणि भग मरू. १३ एलीया 
तिठा म्हणाला, भिऊं नको, तूं जा आणि म्हणतेस 
त्याप्रमाणें कर, पण त्यापूर्वी माझ्यासाठी एक लहानक्षी 
भाकर भाजून आण, नंतर आपल्यासाठीं व आपल्या 
मुलासाठी भाज. १४ इस्लाएलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, 
परमेश्वर प्रथ्वीवर पर्जन्यत्रष्ि करील त्या दिवसापर्यंत 
तुझें पिठाचें मडके रिकार्मे होणार नाहीं आणि तेलाची 
कुपी आटणार नाहीं. १५ तिर्ने जाऊन एलीयाच्या 
सांगण्याप्रमाणे केलें; तो, ती व तिचें कुटुंब यांचा त्यावर 
पुष्कळ दिवस निर्वाह झाला. १६ परमेश्वर एलीयाच्या 
द्वारे जें वचन बोलला त्याप्रमाणे तिचें ते पिठाचे 
मडके रिकामे झालें नाही. आणि तेलाची कुपीहि 
आटली नाहीं. १७ यानंतर घरघनिगीचा सुलगा 
आजारी पडला; त्याचा रोग इतका वाढला कीं त्याचा 
श्वास बंद झाला. १८ तेव्हां ती एलीयास म्हणाली, 
अहो देवाचे माणूस, आपला माझा काय संबंध ६ माझ्या 
पातकार्चे मला स्मरण द्यार्वे व॑ माझ्या मुलास मारून 
टाकावें म्हणून आपण माझ्या घरीं आलां आहां का? १९ तो 
तिला म्हणाला, तुझ्या मुलास घेऊन ये. त्यानें त्यास 
तिच्या कवेंतून घेऊन आपण राहत होता त्या माडीवर 
नेळें आणि आपल्या बिछान्यावर निजविलें. २० मग 
त्यानें परमेश्वराचा धावा करून म्हटलें, हे परमेश्वरा, 


माझ्या देवा, सी ज्या विधवेच्या घरीं राहत आहें 
तिचा पुत्र मारून तूं तिजवर अरिष्ट आणिळें काय १ 
२१ भग त्यानें तीन वेळां त्या मुलावर पाखर घातली 
आणि परमेश्वराचा धावा करून म्हटलें, परमेश्वरा, हे 
माझ्या देवा, या बालकाचा प्राण याच्या ठायीं पूर्ववत्‌ 
येऊ दे. २२ परमेश्वराने एलीयाचा शब्द ऐकला 
आणि त्या बालकाचा प्राण त्याच्या ठायी पूर्ववत्‌ येऊन 
तो पुनरपि जीवंत झाळला. २३ एलीया तें बालक 
घेऊन माडीवरून खालीं आला आणि त्यास त्याच्या 
आहेच्या हवाली करून म्हणाला, पाहा, तुझा मुल्गा 
जीवंत आहे. २४ ती स्री एलीयास म्हणाली, आवण देवाचे 
माणुस आहां आणि परमेश्वराचे सत्य वचन आपल्या 
तोंडून निघतें हें मला आतां कळून आलें. 
१ बहुत दिवस लोटल्यावर, तिसरें वर्ष लागलें, 
६ ८ तेव्हां एठीयास परमेश्वराचे वचन प्राप्त . झालें 
कीं जा, अहाबाच्या दृष्टीस पड; मी पएथ्वीवर 
प्जेन्यक्रृष्टि. करणार आहे. २ त्याप्रमाणें अहाबाच्या 
दृष्टीस पेंडावें म्हणून एलीया . निघाला. त्या समयीं 
शोमरोनांत॑ भयंकर दुष्काळ होता. ३ अहाबानें. आफ्ला 
घरकारंभारी ओबद्या यास बोलावणे पाठविलें; हा 
ओबद्या परमेश्वराला फार भिऊन वागत असे. ४ ईज- 
बेळ परमेश्वराच्या संदेष्टयांचा वध, करीत होती 
तेव्हां ओबद्याने शंभर संदेष्टे नेऊन एका गुहेत 
पन्नास व दुसऱ्या गुरर्हेंत पन्नास असे लपविले व 
त्यांस अन्नपाणी पुरविले. ५ अहाब ओबद्यास म्हणाला, 
देशांत फिरून पाण्याचे झरे, नाळे असतील ते सवे 
शोधून पाहा; घोडे व खेचरें यांचा जीव वांचविण्या- 
पुरते गवत कोठें तरी कदाचित्‌ मिळेल व अशाने 
आमची सगळी जनावरे मरावयाची नाहींत. 
६ सगळा देश धुंडाळावा म्हणून त्यांनीं तो आपसांत 
वांदून घेतला; एका मार्गाने अहाब गेला व दुसऱया 
मार्गानें ओबद्या गेला. ७ ओबद्या वाट चालत असतां 
एलीया त्याठा भेटला; त्याने त्यास ओळखिळें आणि 
दंडवत घाळून त्यास म्हटलें, माझे स्वामी एलीया ते 
आपणच काय? ८ तो म्हणाला, होय, तोच मी; जा, 


३८९ 


अ० १८४८-२९ 


4 राजे 





आपल्या धन्यास सांग की एलीया आला आहे. * तो 
म्हणाला, मला आपल्या दासाला मारून टाकण्यासाठी 
अहाबाच्या हाती. आपण देऊं पाहतां असा मीं काय 
अपराध केला आहे? १० आपला देव परमेश्वर याच्या 
जीविताची शपथ, माझ्या धन्यानें आपला शोध करण्या- 
साठी जेर्थे लोक पाठविले नाहींत असें एकहि राष्ट्र 
किंवा राज्य उरलें नाहीं; तो असुक ठिकाणीं . नाहीं 
असें. त्यांनी येऊन सांगितले म्हणजे एलीया त्यांस 
आढळला नाहीं अक्षी शपथ तो त्या त्या राज्यास व 
राष्ट्रास घ्यावयास लावी; ११ आणि आतां आपण मला सांग- 
तां कीं एठीया आला आहे असें तू॑ जाऊन आपल्या 
धन्यास सांग. १२ मी आपणाकहून जातांच मला 
कळणार नाहीं अशा ठिकाणीं परमेश्वराचा आत्मा आपणाला 
घेऊन जावयाचा; आणि मीं जाऊन अहाबास हें वर्तमान 
सांगितलें व आपण त्यास आढळला नाहीं तर तो मला 
मारून टाकील. मी आपला दास तर बाळपणापासून परमे- 
श्वराला भिऊन वागत आलों आहें; १२३. इेजबेलीनें' परमे- 
श्वराच्या संदेष्ट्यांचा वथ केला तेव्हां मी. परमेश्वराचे 
शंभर संदेषरे नेऊन एका गुहेंत पन्नास व दुसर्‍या गुहेंत 
पन्नास असे लपवून ठेविले व त्यांस अन्नपाणी पुरविले, 
हें व्तेमान माझ्या स्वामीच्या कानीं आलें नाहीं काय १ 
१४ आतां आपण मला सांगतां कीं एलीया आला आहे 
असें जाऊन आपल्या धन्यास सांग; पण तो माझा वध 
करील. १५ एलीया म्हणाला, ज्या सेनाधीश परमेश्वराच्या 
हुजुरास मी असतों, त्याच्या जीविताची शपफ्य. 
आज मो खात्रीने त्याच्या नजरेस पडणार. १६ तेव्हां 
ओबद्यानें अहाबाची भेट घेऊन त्यास हें वर्तमान 
सांगितलें; तेव्हां अहाब .. एठीयास भेटावयास गेला. 
१७ एलीयाला पाहतांच अहाब म्ह्याला, इसत्राएलास 
छळणारा तो तूंच ना£ १८ तो म्हणाला, मीं इत्लाएलास 
छळिलें नाहीं; तर तूं व तुझ्या वडिलांच्या घराण्यानं 
परमेश्वराच्या आज्ञा मानावयाचें सोडून बालमूर्तीच्या 
नादीं लागून इत्राएलास छळिलें आहे. १९ आतां जासूद 
पाठीव आणि सर्वे इद्लाएलास, बालमूर्तीच्या साडेचारशे 
संदेष्यांस आणि ' इेजबेलीच्या पंक्तीस जेवणार्‍्या अज्ञेरा 


मूर्तीच्या चारशे संदेष्ट्यांस कमेंल डोंगरावर माझ्यापुढे 
जमीव. २० तेव्हां अहाबानें सर्वे इत्लाएल लोकांस बोला- 
वर्णे - पाठविळें आणि संदेष्ट्यांस कर्मेल डोंगरावर जम- 
विले. २१ एलीया सवे लोकांच्या सन्निध येऊन म्हणाला, 
तुम्ही दोहो मतांमध्ये कोठवर लटपटाळ ? परमेश्वर हा 
देव असला तर त्याच्या भजनीं लागा; बाल हा देव 
असल् तर त्याच्या भजनीं लागा. लोकांनीं त्यास एका 
शब्दानेंहि उत्तर दिलें नाहीं. २२ एलीया लोकांस 
म्हणाला, परमेश्वराच्या संदेष्यांपैकी मी एकटाच उरलों 
आहें; बालाचे संदेष्टे तर साडेचारशे आहेत. २३ आम्हांस 
दोन गोऱ्हे द्यावे; त्यांनी आपॅल्यासाठीं वाटेल तो 
गोऱ्हा घ्यावा; त्याचे त्यांनीं कापून तुकडे करावे 
आणि ते इंधनांवर रचावे, पण त्यांस अभि लावूं नये; 
मग. मीहि दुसर्‍या गोऱ्ह्याचें तसेंच करून तो इंधनांवर 
रचीन व त्याला आम्नि लावणार नाहीं. २४ तुम्ही 
आपल्या देवाचें नाम ध्या आणि भी परमेश्वराचे 
नाम घेतों; जो देव अमीच्या द्वारे उत्तर देईल 
तोच देव ठरावा. सर्वे लोक म्हणाळे, ठीक आहे. 
२५ एलीया बालाच्या संदेष्ट्यांस म्हणाला, प्रथम तुम्ही 
वाटेल तो गोऱ्हा निवडून सिद्ध करा, कारण तुम्ही 
पुष्कळ जण आहां; तुम्ही आपल्या देवाचें नाम घ्या, 
पण अभि मात्र लावूं नका. २६ मगर त्यांस दिलेला 
गोऱ्हा त्यांनीं सिद्ध केला आणि सकाळपासून थेट 
दोन प्रहरपर्यत ते बालाचें नांव घेत व हे बाला, 
आमचे ऐक, असें म्हणत राहिले; पण कांडी वाणी 
झाली नाहीं कीं कोणी उत्तर दिलें नाहीं. जी वेदी त्यांनीं 
केली होती तिच्याभोवती ते नाचुंबागडू लागले. 
२७ दोन प्रहरी एलीयानें त्यांची थद्य करून म्हटलें, 
मोठ्याने पुकारा; देवच तो ! तो विचारांत गहून गेला 
असेल, तो एकांतांत गेला असेल, प्रवासांत असेल, 
कदाचित्‌ तो निजला असेल, त्याला जागें केळें पाहिजे. 
२८ ते मोठमोठ्याने हाका मारूं लायळे आणि आपल्या 
रिवाजाप्रमाणे सुऱ्यांनीं व भाल्यांनीं आपणांस घाव 
करून घेऊं लागले, एवढें कीं ते रक्तबंबाळ झाले. 
२९ दुपार टळून गेल्यावर संघ्याकाळच्या यक्षसमया- 


२९० 


.१:राजे अर रैदः२९-१%६ 
ळठ, खा, पी; विपुळ . पजेन्यवृष्टीचा घ्वनि होत :-आहे. 





, कोणीं उत्तर नाहीं लक्ष पुरविळें | ४२ मग अहाब खावयाप्यावयास वरती :मेला.... इकडे 
आहीं. : ३० मग एलीया सर्वे लोकांस म्हणाळा, | एलीया कर्मेलाच्या माथ्यावर गेला आणि. त्याने जलिमी- 
स्राड्याजवळ. या; तेव्हां सवे लोक त्य़ाच्याजवळ । पर्यंत लवून आपलें तोंड आपल्या .युडच्यांमध्यें चात. 
आले. परमेश्वराची वेदी पाहून टाकिली होती .ती | ४३ त्यानें आपल्या चाकरास सांगितलें, “वर * चढ; 
त्याने. दुरुस्त केळी. ३१ तुझें इक्लाएकळ असें नांव. | समुद्राकडे. दृष्टि लाव.. त्यातें जाऊन ठेहळिळें.आणि 
अडेल, असें. जाकोबास परमेश्वराचे. वचन प्राप्त झालें | म्हटलें, कांहीं दिसत नाहीं; एलीया म्हणाला, आणखी 


सातदां जा. ४४ सातव्या . खेपेस तो म्हणाला, पाहा, 
,। समुद्रांतून मनुष्याच्या हाताएवढा एक लहानसा ढग वर 
,| येत आहे. एलीया म्हणाला, अहांबाकडे जाऊन सांग, 
रथ जुंपून खालीं जा, नाहीं तर पाऊस तुला जाऊं 
देणार नाहीं. ४५ थोब्याच वेळानें मेघ व तुहान 
यांहॉंकरू्न आकादा काळेंभोर झालें :आंणि. मोठा 
पाऊस पडला. अहाब रथांत बसून इज़्ेलासः “चालला 
होता. ४६ परमेश्वराचा वरदहस्त एलीयावर असल्यामुळें 
तोः. आपली -कमर बांधून अहाबापुढें इज़ेलाच्या 
वेशीपर्यंत घांवत गेला. र 
१ पलीयानें काय काय केलें, तसेंच त्यानें सवे 
१ ९ संदेटे तरवारीने कसे वघिळे हें सगळें अहा- 
: बाने इेजनेलीस कळविलें. २ तेव्हां. हेजचेंलीनें 
जासूद पाठवून एलीयास :बजाविळें .कीं: त्या संदेष्ट्यांच्या 
जिवाच्या .गतीसारखी. . तुझ्या जिवाची: गति उद्यां 
याच वेळीं केली.नाहीं तर देव माझे तसेंच, व त्याहूनहि 
अधिक करोत.. :३. :हें . पाहून एलीया जीव घेऊन 
पळाला; तो 'बहूदांतील बैर-शेबा येथें आल व. तेथें 
त्यानें आपल्या चाक्ररास ठेविलें. ४ तो स्वतः रानांत 
एक दिवसाची मजल चाळून. जाऊन एका रतामाच्या 
झुडपाखालीं. जाऊन बसला; आपला प्राण. जाहल. तर 
बरॅ असें वाटून तो म्हणाला, हे. परमेश्वरा, आतां पुरें 
झाटे, माझा अंत कर; मी . आपल्या  वाडवडिलांहून 
कांही चांगला नाहीं. ५ .मग तो. रतामाच्या झुडपा- 
खालीं पडून . क्षोपी, गेला;--तेव्हां . एका द्रेबबूतारने .त्यास 
: स्पर्धे करून अहूरटें:.. कठ, हें खा. ६: त्याने :एाहिलें जों 


भरून होमबलीवर व इंधनांवर. ओता. . ३४ तो पुन: 
म्हणाला, दुसऱ्यांदा तसेंच करा; तेव्हां लोकांनीं 
दुसऱ्यांदा. तसेंच केळे; तो म्हणाला, तिसऱ्यांदा 
तसेंच करा; आणि त्यांनी तिसऱ्यांदा तसेंच केलें 
३५ पाणी वेदीवरून. सभोवार वाहिले; आणि ती | 
खळगीहि पाण्यानें. भरली. २६ संघ्याकाळच्या यज्ञ- 
समयीं एलीया संदेटा. पुढें होऊन म्हणाला, हे परमे- 
श्वरा, अन्राहाम, इसहाक व. इस्लाएल यांच्या . देवा, 
इस्राएलामध्यें तूंच देव आहेस, . मी तुझा सेवक आहें, 
आणि मोौं ह्या सवे गोष्टी तुझ्याच आज्ञेने केल्या आहेत 
हें सर्वास बिदित कर.. ३५ हे परमेश्वरा, ऐक, . माझी 
विनंति ऐक, हे. परमेश्वरा, तृंच देव आहेस आणि 
तूंच यांचीं हृदयें पराड्मुख केलीं आहेस, याची या 
लोकांस जाणीव होऊं दे. ३८ तेव्हां परमेश्वरापासून 
अभि उतरला आणि त्याने .होमबलि, इंधने, धोंडे आणि 
माती हीं भस्म करून टाकिलीं आणि त्या खळगींतलळें 
याणी चाटिळें:. ३९ हें: पाहून सवे :लोक. पालथे पडून्न 
, म्हणाले, परमेश्वर हाच. देव!. परमेश्वर . हाच देव! 
9३४० एलीया त्यांस. म्हणाला, बालाच्या संदेष्यांस पकडा; 
:त्यांतल्या एकासहि निसटून जाऊं देऊं नका... तेव्हां त्यांनीं, 
:स्यांस पकडिलें; एलीयानें त्यांस खालीं क्रिशोन: ओहळा- । निखान्यांबर:; भाजलेली... एक «भाकर 7क--पाश्याची:- एक 
-बजीक आणून वघिटें. ४१ एलीया अहाबास. म्हणाला, | सुरई :: आपल्या उशीर ठेविळी--आहे. अले त्याच्या 
३९१ 





भ«० १९४६--२०५५ 


ह नननशशशबवयाशााशिश्बुशाशामाजबयञजञववञशशशवव..वव5इँ.॑काा 
दृष्टीस पडलें. तो. खाऊनपिऊन पुनः झोपी गेला. | राजा नेम. १६ मिन्‌झीचा पुत्र येहू यास अमिषेक 


७ परमेश्वराचा देववूत पुनः दुसऱ्यांदा त्याजकडे 
आला व. त्यात त्पर्श करून म्हणाल, ऊठ, हें खा; 
कारण तुला भारी वाटेठ असा प्रवास करावयाचा 
आहे. ८ त्यानें उठून तें अन्नपाणी सेवन केलें; त्या 
अभ्नाच्या बळावर चाळीस दिवस व. चाळीस रात्री 
चालत जाऊन .तो देवाचा डोंगर होरेब येर्थे पोहंचला. 
९. तो. तेथें. जाऊन. एका  गुहेंत. राहिला; तेव्हां, : पाहा, 

वचन त्यास प्राप्त झाळें. तो त्यास म्हणाला, 
एलीया, तूं येथें कशासाठी आळास १ १० तो म्हणाळा, 
सेनाधीश देव परमेश्वर याजविषयीं भी फार ेर्ष्यांयुक्त 
झालो आहे; कारण इस्राएल लोकांनीं तुझा करार . पाळ- 
ण्याचें सोडिळें, तुझ्या वेदा मोडून टाकिल्या, तुझे संदेषे 
: तरवारीने वघिले; मीच कायतो एकटा उरलों आहें; आणि 
आतां. ते माझाहि जीव घेऊं पाहत आहेत. ११ त्यानें 
त्यास म्हटलें, तूं. येथून बाहेर निघून जा; पवेतावर 
परमेश्वरासमोर उभा राहा. तेव्हां पाहा, परमेश्वर जवळून 
जात असतां. त्याजसमोरू्न मोठा सुसाठ्याचा वारा सुटून 
डोंगर विदारीत ब खडक फोडीत होता; पण त्या वाऱ्यात 
परमेश्वर नव्हता. वारा सुटल्यानंतर भूमिकंप झाला; पण 
ःत्या भूमिकंपांतहि परमेश्वर नव्हता... १२ भूमिकंफानंतर 
अभि प्रगट ' झाला; पेण त्या अभ्तीतही परमेश्वर 
नव्हता; 'त्या अप्तीनंतर' झांत, मंद वाणी झाली. 
१३ एंलीयानें' ती ऐकतांच : आपल्या.. झग्यानें तोंड 
झाकून घेतलें व बाहेर जाऊनं गुद्देंच्या तोंडाशी तो 
उभा. राहिला. तेव्हां त्यास वाणी ऐकू आली, ती 
अशी: एलीया, तूं येथें कशासाठी आलास? १४ तो 
'म्हणाला, सेनाधीशा देव परमेश्वर याजविषयीं ' मी फार 
इष्योयुक्त झालों .आहें, कारण इस्लाएक लोकांनीं तुझा 
करार पाळण्याचे सोडिळें, तुझ्या वेद्या मोहून टाकिल्या, 


करून इस्लाएलावर राजा. नेम; तसेंच आबेल-महोला 
येथीळ: शाफाटाचा पुत्र अली यास अभिषेक कलून 
तुझ्या. जागीं संदेष्टा नेम. १७ हजाएलाच्या तरवारी- 
-पासून जो सुटेल त्यास येहू मारील; आणि येहूच्या तर- 
-वारीपासून जो सुटेल त्यास अलीझा. मारील; १८ तरी 
पणं पाहा, इस्नाएलांपैकीं सात हजारांनी बालमूर्तीपुढे भुडघे 
टेकिले. नाहींत व त्यांतल्या एकानेहि आपल्या मुखाने 
त्यांचें चुंबन घेतलें नाहीं; त्यांस मी वांचवीन. १९ तो 
तेथून निघाला तेव्हां त्यास शाफाटाचा पुत्र अलीक्या 
भेटला; तो बैलांची बारा जोते वालवून शेत नांगरीत 
असे, आणि तो. स्क्तः बाराव्या जोताबरोबर होता. त्याच्या 
जवळ जाऊन एलीयानें आपला झगा त्याजवर टाकिला. 
२० तेव्हां तो बैल सोडून एलीयाच्या मागून धावला; 
तो. त्यास म्हणाला, मला आपल्या आईेबापांचें चुंबन 
'घेऊन येऊं द्या; मग मी आपला अनुयायी होईन. तो त्यास 
म्हणाला, परत जा, मीं तुझें काय केलें? २१ मग तो 
त्याच्या मागून जाण्याचे सोडून परतला आणि बैलांची 
एक जोडी घेऊन त्यानें कापली आणि बैलंचीं आंउतें 
पेटवून त्यांवर त्यांचें मांस भाजिलें; तें त्यानें आपल्या: 
लोकांस दिलें, तें त्यांनी - खाढें. मग तो उठून 
एलीयाबरोबर गेला क त्याची सेवा करू लागला. 
१. अरामाचा राजा बेन-हदाद यानें आपलीं 
4 ७ सारी सेना एकवट केली; त्याच्याबरोबर बत्तीस 
राजे, घोडे व रथ होते; त्यांसह तो गेला; 
आणि शोमरोनास वेढा घालूत्त त्याशीं लढला. २ त्यानें 
इद्लमाएलाचा राजा अहाब ह्याला नगरांत जासुदाच्या 
द्वारें येणेंप्रमाणें सांगून पाठविलें: . बेन-हदादे म्हणतो. 
कीं ३ तुझें सोनें व चांदी हीं माझीं आहेत, तुझ्या 
श्रिया व मुळें यांपैकी जीं उत्तम असतील . तीं सवे 


तुझे संदेटे तरवारीने वघिले; मीच कायतो. एकटा | माझी आहेत. ४ इखाएलाच्या राजानें-उत्तर* पाठविलें, 


उरर्ला आहें; आणि . आतां ते. माझाहि जीव 
'घेऊ पाहत. आहेत. १५ परमेश्वर त्यास म्हणाला, तूं 


माझे - 'स्वामीराज, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे आमी 
आपला व माझें संवेस्वहि आपलेच आहे.' ५ जासुदानें पुनः 


परत दिंमिष्काच्या रानाकडे जा; तेथे. जाऊन पोहेंच-.। येऊन त्यास सांगितलें, बेन-हदाद असें म्हणतो, आपलें 
कास म्हणजे हजाएलांस अभिषेक कशन अरामोवर । सोने, रुपे, स्रिया व मुळें तुला माझ्या स्वाधीन 
१९२ । 


१ राजे 


अं० २०४५-२६ 





करावीं. लागतील असें मीं तुला सांगून पाठविलें होतें; 
६ पण उद्यां ह्याच वेळीं मी आपले चाकर तुजकडे 
पषबिणार आहें, ते तुझें व घर तुझ्या चाकरांचीं घरें 
घुंडाळितील; तुझ्या दृष्टीनें जें जें कांहीं तुला प्रिय 
असेल तें तें हस्तगत करून नेतील. ७ तेव्हां इल्ला- 
एलाचा राजा देह्यांतीक सर्व वडील जनांस बोलावून 
आणून म्हणाला, पाहा, हा मनुष्य माझें कसें अनिष्ट 
करूं पाहत आहे; माझ्या सर्रिया, मुलें, सोनें व रूपें 
हस्तगत करण्यास त्यानें मजकडे मनुष्य पाठविला 
तेव्हां मीं नाहीं म्हटलें नाही. ८ सर्व वडील मंडळी व 
इतर लोक यांनीं त्यास सांगितलें, आपण त्यांचें म्हणणें ऐकूं 
नका, त्यास कबूल होऊं नका. ९ यावरून राजानें बेन- 
हृदादाच्या जासुदांस म्हटलें, माझ्या. स्वामीराजांस 
सांगा, आपण पहिल्यानें जें कांहीं सांगून पाठविलें तें 
सगळें करण्यास मी कबूल आहें, पण हे .माझ्याने 
व्हावयाचें नाहीं. ते जासूद माघारी गेळे आणि 
पुनरपि निरोप घेऊन आले. १० बेन-हदादानें परत 
भसा निरोप पाठविला कीं शोखरोनाची धूळ माझ्या- 
बरोबरच्या लोकांस एकएक पसा पुरली तर देवः: 
माझें तसेंच, किंबहुनः त्याहूनहि अधिक करोत. 
११ इल्लाएलाच्या राजाने त्यास. उत्तर पाठविलें. 

युद्धासाठी कंबर बांधणाऱ्याने युद्ध करून कंबर सोडणाऱ्या- 
प्रमाणें फुशारकी मारूं नये. १२ हा निरोप बेन. 
हृदादास मिळाला त्या समयीं तो व इतर राजे डेर्‍यांमध्यें 
खरापान करीत होते; तो आपल्या सैनिकांस म्हणाला : 

व्यूह रवा. तेव्हां त्यांनीं नगरापुढें व्यूह रचिला. : 
१३ तेव्हां. इत्वाएलाचा : राजा. अहाब याजकडे एक 
संदेष्टा येऊन म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, हा सगळा 
मोठा समुदाय तुला दिसतो आहे ना ! पाहा, तो सर्वे 
आज मी तुझ्या हातीं देडेन; मी परमेश्वर आहें याची 
तुला भणीव होईल. १४ अहाबानें बिचारिळें, कोणाच्या 
हस्तें १ तो म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो,-आंताविकोऱ्यांच्या 
पदरीं असलेल्या माणसांच्या हस्ते. त्याने विचारिलें, लढाईस. 
आरंभ कोण करणार ६ तो म्हणाला, तूंच. १५ मम 
त्यानें प्रांताधिकाऱ्यांच्या पदरीं असलेल्या माणसांची मोज- 


दाद केली, ते दोनशें बत्तीस भरले: त्यांच्यानंतर 


'एकंदर इस्ाएकळ लोकांची मोजदाद केली, ते . सात 


हजार भरले. १६ ते भर दोन प्रहरी चाल करून गेले. 
त्या प्रसंगीं बेन-हदांद व त्याच्या कुमकेस आलेले बत्तीस .. 
राजे : उेऱ्यांमध्ये सुरा पिऊन घुंद झाळे होते. 
१७ प्रांताधिकाऱ्यांच्या पद्रचीं माणसें . प्रथम बाहेर 
पडलीं; नेन-हदादानें हेर पाठविळे व. त्यांनीं पत येऊन 
खबर दिली कीं शोमरोनांतून कांहीं माणसें बाहेर पडलीं 
आहेत. . १८ त्यानें सांगितळें कीं तीं सल्ला करण्यास 
येत. असलीं तरी त्यांस . जीवंत .पकडा आणि लढाई 
करण्यास येत असलीं तरी त्यांस जीवंत पकडा. 
१९ प्रांताधिकाऱ्यांच्या पदरचे ते लोक नगरांतून बाहेर 
पडटे>व त्यांच्या पाठोपाठ सेना बाहेर पडली. २० एका: 
एका. 'माणसानें. एकाएका माणसाचा संमाचार घेतला; 
तेव्हां :अरामी. लोक. पळत सुटले आणि इल्लाएल 
लोक त्यांच्या पाठीस लागले; :  अरामांचा राजा 
बेन-हदाद हा आपल्या 'घोच्यावर स्वार होऊत कांही 
घोडेस्वारांनिशीं. निसटला: २१ इख्ाएलाच्या राजाने 
बाहेर पडून धोडे व रथ यांवर मारा करून अराम्यांची 
मोठी कत्तळ उडविली. २२ मग तो संदेश इत्राएलाच्या 
राजाकडे येऊन म्हणाला, तूं आपली मजबुती कर, 
सावध राहा, जपून वाग; नवें वर्ष लागतांच अरामाचा. 
राजा पुनः तुझ्यावर स्वारी करील 

२३ अरामाच्या राजाचे सेवक त्यास म्हणाले, 
त्यांचा . देव पहाडी देव' आहे; म्हणूनच आम्हांवर त्यांचें 
प्रांबल्य झालें; तर आतां संपाटीवर आपण त्यांच्याशीं युद्ध 
करूं म्हणजे आमचें त्यांच्यावर प्राबल्य खात्रीनें होईल. 
२४ आतां. एवढें मात्र करा, राजांस काहून टाका, 
प्रत्येकाला त्याच्या जागेवरून दूर करा; आणि त्यांच्या 
जांगीं सुभेदार नेमा; २५ आणि आपलें जें सैन्य जायां झाळें 
तेवढ्यांची, घो्याकॅ< घोडा, -रथास . रथ “अशी भरती 
करा; > मग. आपण सेकाटोवर त्यांच्याद्ी युद्ध करूं वे. 


मसळत_: मान्य :: - करून जेन-दंदादर्ने :- तसे केळे 
.९६९ नत्रीन "वर्ष दागतीच'- नेनऱ्हदाद अरामी तोक एक- 


३९३ 


अ० २०५२६-२१११ 


१ राजे 





- करून इख्राएलाशीं लढण्यास: अफेक येथें गेला. 
२७ इकडे इस्राएल लोकहि एकवट होऊन ब अन्न- 
सामभप्रीचा पुरवठा ' करून त्यांच्याशीं सामना करण्यास 
गोले; इस्लाएल- लोकांनीं त्यांच्यासमोर: तळ दिला; ते 
बकऱ्यांच्या दोन कळपांसारखे. :भासळे, पण अरामी 
लोकांनीं देहा. व्यापून. टाकिला. .२८. तेव्हां देवाच्या 
माणसाने इस्राएलाच्या राजाकडे जाळन सांगितलें, 
परमेश्वर. असें म्हणतो, परमेश्वर हा पहाडी देव आहे, 
तळवटीचा देव नाहीं :असें अरामी लोक म्हणाले आहेत, 
यास्तव हा :सर्व मोठा संसुदाय भी तुझ्या हातीं देतों; 
मग मी परमेश्वर आहे. अज्ी तुम्द्धांस जाणीव होईल. 
२९ सात दिवस ते. एकमेकांसमोर: तंळ देऊन-राहिले; 
सातव्या. दिवशीं लढाई सुरू झाली; तेव्हां इत्लाएल 
लोकांनीं एका. दिवसांत एक लक्षः ;भरामी-::'पायदळाचा 
संहार केला. ; ३० उंरळेले लोक अफेक झहेराकडे पळून 
जाऊन त्यांत शिरले; तेव्हां गहराचा तट कोसळून 
त्यांतल्या . सत्तावीस. हजार लोकांवर . पडला. नेन- 
हृदादहि पळून. येला वः नगरांतल्या.. एका. 'घरांतल्या 
आंतल्या... खोलींत. :लपून':राहिळा. :३१. त्याचे. सेवक 
त्यास. म्हणाले, पोहा, आम्ही असें. ऐकतो कीं इल्लास्ल 
घराष्याचे',राजे दयाळू असतात; तर कमरेस गोण़ताट 
गुंडाळून. व गळ्यांत दोऱ्या बांधून आम्हांस इस्राएलाच्या: 
राजाकडे जाऊं द्या; तो कदाचित्‌ आपला प्राण वांचवील; 
३२ त्याप्रमाणे ते कमरेस गोणताट सुंडाढून व गळ्यांत 
दोऱ्या. बांधून इइस्लाएलाःच्या.-संजाकडे जाऊन .. म्हणाले, 
-भपफ्ला* दास :जेन-इृदाद. व्हणेतो, मुला “जीवदान: द्यावें. : 
राजा:.म्हणाला,. तो अजून जीवंत आहे. काय ९ तो तर. 
माशा. बंधु. आहे. ३३२ हा शुभझकुन . समजून : त्यांनीं 
त्याच्या - मनांत काय. आहे तें ससडण्यासाठी_ त्याचे: शब्द 
चटकन झेलून: म्हटले, -आपला.-बंधु. नेन-हदाद !-रसाना 
त्यांस. म्हणाला, :: जा... त्यास -::घेऊक:: या. बेन-हदाद 
त्याच्यापाशी : आल्यावर. त्यानें. त्यास आपल्या: रथांत 
घेतळें. २४ बेन-हदाद त्यास म्हणाला,.: जीं : नगरे माझ्या 
बापाने आपल्या 'आपापासून घेतळीं- तीं मी परत देतों. 
माझ्या बापाने शोमरोनांत:पेठा वसबरिल्या. तद्याच आपणहि 


अहाब 


दिमिष्कांत॑ आपल्या. नांवाच्या पेठा बसवा; 
म्हणाला, या. शतीवर तुला सोहून देतों, त्यार्ने 
बेन-हदादाशीं करारमदार करून त्यास सोडून दिलें. 

३५ त्यानंतर संदेष्ट्यांच्या शिष्यांपैकी एक जण परमे- 


श्वराच्या स्फूतीनें आपल्या सोबत्यास म्हणाला, मला 
मार, तो मलुष्ये त्यास मारावयास कबूळ होडेना. 
३६ ' मंग: तो त्यांस म्हणाला, तू परमेश्वराचे वचन 
मानिळें नाहींस तर, पाहा, मजकडून तूं जातांच 
सिंह तुल मारून टाकील. तो त्याच्याकडून जातांच 
त्यास एंका सिंहाने गांठून फाडून टाकिळें. ३७ त्या 
शिष्यास' दुसरा भॅनुष्य भेटला; त्यास तो म्हणाला, मला 
मार.. त्या मनुष्यानें त्यास मारून घायाळ केलें. 
३८. मग तो संदेषटा चालता झाला, आणि आपले डोळे 
पागोठ्याच्या पदराने झाकून राजाची मागेप्रतीक्षा 
करीत: रस्त्यांत उभा राहिला. ३९ राजा जवळून जात 
असंतां त्यानें त्यास हाक मारून म्हटलें, आपला सेवक: 
रणभूमीवर गेला होता तेव्हां एक मनुष्य दुसर्‍या एका 
मनुष्यास घेऊन मजकडे आला आणि म्हणाला, या 
मनुष्यास संभाळ; जर का हा नाहींसा झाला तर तुझा 
जीव त्याच्या जिवाचा मोबदला होईल, नाहीं तर तुला 
शंभर रत्तल चांदीचा दंड होईल. .४० आपला. सेवक- इकडे 
तिकडे कामांत गुंतला असतां तो निसटून गेला. 
इस्राएलाच्या राजानें त्यास म्हटलें, तोच तुझा न्याय; तूं. 
आपल्याच तोंडाने निणेय केला. ४१ त्या संदेष्यानें 
आपल्या. डोळ्यांवरचा पागोठ्याचा पद्र. चटकन काढिला; 
तेव्हां हा कोणी संदेष्टा आहे. असें इत्लाएलाच्या राजानें 
ओळखिलें.. ४९ तो राजास म्हणाला, परमेश्वर असें 
म्हणतो, ज्या मनुष्याचा नाह मीं योजिला होता तो 
मनुष्य तूं आपल्या हातचा जाऊं दिला, तर. त्याच्या 
प्राणाबद्दल तुझा प्राण जाईल व त्याच्या लोकांबद्दल 
तुझे लोक जातीळ.. ४२ :मंग, इखाएलाचा राजा उदास . 
व: खिन्न- होऊन “शोमरोनास॑-आधल्या घरीं गेला: 
१"बॅरील गोष्टींनंतर असें झाळें की इजेलकर 
२ ६ गाबोथ याचा दराक्षीचा मळा इज़ेल येथें शोमरोनचा 
- * 'सजा- अह्वाब याच्या राजवाच्यापाशी होता. 


२५४- 


१ राजे 


अ० २९११५२-२४. 





२ अहाब नाबोथास म्हणाला, तुझा द्राक्षीचा मळा माझ्या 
वाब्यानजीक आहे, तो मला दे, म्हणजे मी त्यांत भाजी- 
पाला. लावीन; त्याच्याऐवजी मी तुला त्याहून चांगला 
द्राक्षीचा मळा देतों, किंवा तुझी इच्छा असल्यास भी तुला 
त्याचे पैसे देतों. .३ नाबोथ अहाबास म्हणाला,. माझ्या 
वाढवडिलांचें ..वतन मीं. आपणाला द्यावें असें परमेश्वर 
माझ्या . हातून न घडवो. ४ मी..आपल्या वाडवडिलांचें 
वतन तुला देणार नाहीं, असें इज्रेलकर नाबोथ म्हणाला, 
म्हणून .अहाब उदास व खिन्न होऊन आपल्या धरीं 
गेला. तो जाऊन बिछान्यावर पडला आणि आपलें 
तोंड फिरवून अन्न सेवन करीना. ५ तेव्हां त्याची खत्री 
डरेजबेल ही त्याच्याकडे येऊन विचारू लागली, आपण 
अन्न सेवन करीत नाहीं, इतकें आपलें मन कां खिन्न 
झालें आहे १ ६ तो तिला म्हणाला, इज्लेलकर नाबोथ 
यास मी म्हणालो कीं पैसे घेऊन मला तुझा द्राक्षीचा 
मळा दे, अथवा तुला पसंत वाटल्यास मी त्याच्याऐवजी 
तुला दुसरा द्राक्षीचा मळा देतों; यावर तो म्हणाला, मी 
आपला द्राक्षीचा मळा तुला द्यावयाचा नाहीं. ७ त्याची 
बायको शैजबेळ त्यास म्हणाली, . सांप्रत इख्राएलावर 
आपली राजसत्ता आहे ना ! चला, उठा, अन्न सेवन करा, 
आपलें मन आनंदित करा; इज़ेलकर नाबोथाचा द्राक्षीचा 
मळा मी आपणाला मिळवून देते. ८ मग तिनें अहाबाच्या 
"नांवानें पर्त्रे लिहिलीं व त्यांवर त्याची मुद्रा केली; 
आणि नाबोथ राहत होता त्या ग्रांबांत त्याच्या 
'झेजारीं राहणारे वडील जन व सरदार यांजकडे 
“तीं रवाना केलीं. ९ तिनें पत्रांत याप्रमाणें लिहिलें: 
उपवासाचा जाहीरनामा काढा व नाबोथास लोकांसमोर 
उच्चस्थानी बसवा, १० आणि दोन अधम मनुष्ये 
'त्याच्यासमोर बसवा; त्यानें देवाचा व राजाचा धिक्कार 
केला अज्ञी साक्ष त्या दोघांनीं द्यावी; मग गांवाबाहेर 
नेऊन त्याला मरेतो दगडमार करावा. ११ इईज- 
बेलीच्या पत्रांतील आज्ञेप्रमाणे त्या गांवांत राहणाऱ्या 
वडील जनांनी व सरदारांनी केलें. १२ त्यांनीं 
उपवासाचा जाहीरनामा काढिला, आणि नाबोथास 
छोकांसमोर उच्चस्थानीं बसविलें. १३ दोन अधम पुरुष 


येऊन त्याच्यासमोर बसले; त्या अधम पुरुषांनी 
लोकांसमक्ष नाबोथाविरुद्ध साक्ष दिली; ते. म्हणाले, 


*त्या नाबोथाने देवाचा व राजाचा धिक्कार केला आहे. 


यानंतर त्यांनीं त्यास नगराबाहेर नेऊन तो मरेतों 
दगडमार केला.. १४ त्यांनीं इेजबेलीस सांगून पाठ- 
विले. कीं. नाबोथास  दगडमार केला व तो. मेला. 
१५. त्नाबोथास दगडमार. होऊन . तो मेला हे इज- 
बेलीने ऐकलें. तेव्हां ती अहाबास म्हणाली, उठा, जो 
द्राक्षीचा मळा इज्रेलकर नाबोथ पैसे घेऊन आपल्याला 
देण्यास कबूल नव्हता तो ताब्यांत ध्या: नाबोथ आतां 
जीवंत नाहीं, मेला आहे. १६ इज्लेलकर नाबोथ मरण 
पावला हें अहाबाने ऐकलं तेव्हां तो त्याच्या 
द्राक्षीच्या मळ्याचा ताबा ध्यावयास जाण्यासाठी उठला. 
१७ इकडे एलोया तिरबी यास परमेश्वराचे वचन प्राप्त 
झालं कीं १८ ऊठ, शोमरोननिवासी इस्राएलाचा राजा 
अहाब याच्या भेटीस जा; तो नाबोथाच्या द्राक्षीच्या 
मळ्यांत आहे; त्याचा. ताबा घेण्यासाठीं तो तेथें गेला आहे. 
१९ तूं त्यास सांग, परमेश्वर म्हणतो, तूं खून करून 
मळ्याचा ताबा घेतला आहे. काय ? तूं त्यास सांग, ज्या 
ठिकाणीं कुत्र्यांनी नाबोथाचे रक्त चाटून खाडे त्याच 
ठिकाणीं कुत्रे तु्झेहि रक्त चाटून खातील. २० अहाब 
एलीयास म्हणाला, माझ्या वैर्‍्या, तूं मला गांठिळें 
काय ? तो म्हणाला, होय, मीं तुला गांठिलळें आहे, 
कारण परमेश्वराच्या द्टीने वाहेट तें करावें म्हणून तू 
आपणास विकून टाकिले आहे. २१ पाहा, मी तुजवर असें 
अरिष्ट आणीन कीं तुझा अगदीं धुव्वा उडेल, आणि 
अहाबाचा प्रत्येक मुलंगा, मग तो इस्ाएल लोकांच्या 
अटकेत असो कीं मोकळा असो, त्याचा मी उच्छेद करीन; 
२२ तूं मला संताप आणिला आणि इस्राएल लोकांस 
पाप करावयास लाविलें, यास्तव मी तुझ्या घराण्याचें 
नबाटाचा पुत्र यराबाम व अहीयाचा पुन्न बाशा यांच्या 
घराण्यांप्रमार्णे करीन. २३ ईजबेलीविषयींहि परमेश्वर 
असें म्हणतो, इज़ेलाच्या तटाजवळ इंजबेलीस कुत्री 
खातील. २४ अहाबाचा जो कोणी नगरांत मरेल त्यास 
कुत्री खातील व जो कोणी रानावनांत मरेळ त्यास 


३९५ 


अ« २१५२४-२९२५१८ 


१ राजे 





आकाशांतळे पक्षी खातील. २५ -( अहाबासारखा 
दुसरा कोणी झाला नाहीं; त्याची बायको इजबेल हिने 
त्याला भर दिल्यासुळें त्याने परमेश्वराच्या दृष्टीने जे 


एक मनुष्य आहे, पण मला त्याचा तिरस्कार वाटतो; 
कारण मला अनुकूळ असा संदेह तो कधींहि देत नाही, 
प्रतिकूळ तेवढाच देतो; तो इम्लाचा पुत्र मीखाया 


दाईट तें करण्यास स्वतांठा विकून टाकिटें होतें; २६ परमे- | होय. यहोशाफाट म्हणाला, महाराजांनीं असें बोळ नये. 
श्वरानें इत्नाएलापुढ्ठन देशांतून घालवून दिलेल्या अमोरी । ९ तेव्हां इत्वाएलाच्या राजानें एका कारभाऱ्यास बोलावून 


लोकांप्रमाणे त्यानें मूर्तीच्या नादीं लागून पुष्कळ अमंगळ 
कर्मे केलीं. ). २७ एलीयाचे हें शब्दे ऐकून अहाबानें 
आपलीं वसते फाडिलीं व अंगास . गोणताट गुंडाळून 
उपवास केला; तो गोणताटावर निजूं लागला व 
मंदगतीने चाळू लागला. २८ यानंतर एलीया तिश्‍बी 
यास परमेश्वराचे असें वचन प्राप्त झाळें कीं २९ अहाब 
माझ्यापुढे. कसा दीन झाला आहे हे तूं पाहतोस ना? 
तो माझ्यापुढे दीन झाला आहे म्हणून मी हें अरिष्ट 
त्याच्या हयातीत आणणार नाहीं, तर त्याच्या पुत्राच्या 
हयातींत त्याच्या घराण्यावर हें अरिष्ट आणीन 
र १ अरामी लोक व इस्राएल लोक यांच्या- 
२२९ मध्यें तीन वर्षे लढाई झाली नाहीं. २ तिसऱ्या 
वर्षी यहूदाचा राजा यहोशयॉफाट इस्याएलाच्या! 
राजाकडे आला. ३ तेव्हां इद्लाएलाचा राजा आपल्या 
सेवकांस म्हणाला; रामोथ-गिलाद आपलेच आहे हें 
तुम्हांस ठाऊक आहे काय £ तर आपण स्वस्थ कां राहावें 
ते अरामाच्या रांजापासून हिसकावून कां घेऊं नये १ 
४ तो यहोशयॉफाटास म्हणाला, रामोथ-गिलाद येथें 
लढावयास आपणं मजबरोबर याल काय १ त्यास यहोशा- 
फाटाने उत्तर दिले, मी आणि आपण एकच; माझे लोक 
ते आपलेच वे माझे घोडे ते आपलेच. ५ यहोशाफाटानें 
इस्राएलाच्या राजास म्हटले, आज परमेश्वराचा आदेश 
विचारून घे. ६ इखाएलाच्या राजाने सुमारें चारशे संदेशे 
जमवून त्यांस विचारिळे, मी रामोथ-गिलादावर चढाई 
करून . जाऊं किंवा नको £ त्यांनीं उत्तर दिलें, चढाई 
करून जा; प्रभु तें महाराजांच्या हातीं देईल. ७ तेव्हां 
यहोशाफाटाने बिचारिळें, यांखेरीज दुसरा कोणी तंरी 
परमेश्वरांचा संदेष्टा नाहीं. काय १ त्याला आम्ही प्रश्न 
विचारू.. ८ इस्राएलाचा राजा यहोशाफाटास म्हणाला, 
ज्याच्या द्वारें परमेश्वराचा सह्ठा घेतां येदेल असा आणखी 


सांगितले, लवकर जाऊन इम्लाचा पुत्र मीखाया. यास 
घेऊन ये. १० इखाएलाचा राजा आणि यहूदाचा राजा 
यहोशाफाट हे आपआपलीं राजवस््रे धारण करून शोम- 
रोनाच्या वेक्षीजवळे एका उघड्या जागेंत आपआपल्या 
सिंहासनावर विराजमान झाले होते, आणि सवे संदेटे 
त्यांच्यापुढे भाषण करीत होते. ११ तेव्हां कनानाचा पुत्र 
सिदूकोया यानें लोखंडाचीं शिंगे करून आणिलीं होतीं; 
तो म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, या रींगांनीं तूं अरामी 
लोकांस हुंदहून त्यांचा नारा करशील. १२ सवे संदेष्टे 
त्याच्याप्रमाणेंच भाषण करूं लागून म्हणाले, रामोथ- 
गिलादावर चढाई करून जा, यशस्वी हो; कारण परमेश्वर 
तें राजाच्या हातीं देईल. १३ जो जासूद मीखायास 
बोलावयास गेला होता तो. त्यास म्हणाला, पाहा, 
सवे संदेष्ट्यांचे एकमत होऊन ते राजासंबंधानें शुभवचन 
बोलत आहेत, तर त्यांच्याप्रमाणेंच तूंहि शुभसंदेदा 
कथन करावा. १४ मीखाया म्हणाला, परमेश्वराच्या 
जीविताची शपथ, परमेश्वर जें कांहीं मला सांगेल 
तेंच मी बोळेन. १५ तो राजाकडे आला तेव्हां 
राजानें त्याला विचारिळें, हे मीखाया, आम्हीं रामोथ- 
गिलादाबरोबर युद्ध करावयास जावें कीं न जावें : त्यानें 
त्यास म्हटलें, जा, यशस्वी हो, परमेश्वर तें राजाच्या 
हाती देईल. १६ राजा त्यास म्हणाला, परमेश्वराच्या 
नांमानें मला खरें तेंच सांग, असें मीं तुला कितीदा 
शपथ घालून सांगावें £ १७ मग तो म्हणाला, सवे 
इस्लाएक लोक मेंढपाळाबांचून असलेल्या मेंढरांसारखे 
डोंगरांवरून विखरले आहेत्त असें मला दिसले; 'तेव्हां पर- 
मेश्वर म्हणाला, यांस कोणी धनी नाहीं, तर हे आप- 
आपल्या घरीं सुखरूप परत जावोत. १८ इस्लाएलाचा 
राजा यहोशाफाटास म्हणाला, हा माझ्यासंबंधानें अनुकूल 
संदेश सांगावयाचा नाहीं तर प्रतिकूळ सांगावयाचा 


३९६ 


१ राजे 


अ० २९२९४१८-४२ 





असें मीं आपणाला सांगितलें नाहीं काय १ १९ मीखाया 
म्हणाला, तर आतां तूं परमेश्वराचे वचन ऐक: परमे- 
श्वर आपल्या सिंहासनावर विराजमान झालेला व 
त्याच्या उजवीकडे व डावीकडे स्वर्गातील सवे सेना 
उभी आहे असें माझ्या दृष्टीस पडलें. २० परमेश्वर 
म्हणाला, अहाबास असा कोण मोह घालील कीं तो 
रामोथ-न्लादावर चाल करून तेर्थे पतन पावेल १ 
तेव्हां कोणीं असें, कोणीं तसें, म्हटलें. २१ त्या 
समयी एक आत्मा जवळ येऊन परमेश्वरासमोर उभा 
राहिला आणि म्हणाला, मी त्याला: मोह घालितो. 
२९ परमेश्वराने विचारिले, कता£ तो म्हणाला, मी 
जाऊन त्याच्या सवे संदेष्ट्यांच्या सुखांत असंत्य वद- 
'विणारा आत्मा होईन. परमेश्वर. म्हणाला, ते त्यास 
मोह धालशील; जा, तुजकडून हें होईल; तसेंच कर 
२३ तर .पाहा, परमेश्वराने तुझ्या या सवे संदेष्ट्यांच्या 
मुखांत असत्य वदविणारा आत्मा संचरविला आहे; 
तुझें अनिष्ट. होणार असें परमेश्वर बोलला आहे. 
२४ तेव्हां कनानाचा पुत्र सिद्कीया मीखायाजवळ 
गेला, आणि त्याच्या तोंडांत मारून त्यानें त्याला विचारिलें, 
परमेश्वराचा आत्मा मला सोहून तुझ्याशी बोलंण्यास 
कोठून गेला? २५ मीखाया त्यास म्हणाला, तूं लपा- 
बयासाठी घराच्या आंतल्या कोठडींत पळून जाशील 
तेव्हां तुला कळेळ. २६ मग इक्षाएलाचा राजा 
म्हणाला, . नगराचा सुभेदार आमोन व राजपुत्र 
योवाश॒& यांजकडे मीखायास माघारी घेऊन जा; 
२७ आणि त्यांना सांगा, राजा म्हणतो, या मनुष्यास 
बंदींत टाका व मी सुखरूप परत येईपर्यंत त्यास 
'शिक्षेचें अन्न व दिक्षेचें पाणी द्या. २८ मीखाया 
म्हणाला, तू सुखरूप परत आलास तर समजावें कीं 
परमेश्वर माझ्याद्वारे बोललाच नाहीं. तो म्हणाला, 
लोकहो, तुः्ही सवे हें ऐका. 

२९ नंतर इस्साएलाचा राजा व यहूदाचा राजा 
यहोशाफाट. यांनीं रामोथ-गिळादावर चढाई केली. 
३० इल्लाएलाच्या राजानें यहोशाफाटास सांगितलें, मी 
वेष बदळून लढाईस जाणार; पण आपण आपलीं स्वतांचीं 


वत्ले घाला. याप्रमाणें इत्वाएलाचा राजा. वेष बदळून 
लढाईस गेला. ३१ अरामाच्या राजानें आपल्या 
बत्तीस रथांच्या सरदारांस आज्ञा केली होती कीं लहान- 
थोरांपैकी कोणाशींहि लई नका, इस्राएलाच्या राजाझीं 
मात्र लढा. ३२ त्या रथांच्या सरदारांनी यहोशाफाटास 
पाहिलें तेव्हां त्यांस वाटलें कीं हाच इख्वाएलाचा राजा 
असावां; म्हणून त्यांनीं त्याच्याशीं लढावयासाठीं मोचा 
फिरविला; तेव्हां यहोशाफाटाने आरोळी ठोकली. 
३३ रथांच्या सरदारांनी हा इत्नाएलाचा राजा नाहीं असें 
पाहिळें तेव्हां त्याचा पिच्छा सोहून ते परतले. ३४ मग 
कोणीएकारने सहजगत्या एक बाण सोडिला, तो जाऊन 
इस्राएली राजाच्या चिलखताच्या सांघ्यांत रुतला. 
तेव्हां तो आपल्या सारथ्यास म्हणाला, मी घायाळ झालों 
आहें, रथ फिरवून मला सैन्याच्या बाहेर घेऊन जा. 
३५ त्या दिवशीं घनघोर युद्ध झालें; अराम्यांच्या मारापुढें 


'राजा आपल्या रथाला टेकून उभा होता; तो संघ्यांकाळीं 


मरण पावला; त्याच्या. घायारचे रक्त वाहून रथाच्या 
बुडाशी सांचलें. २६ सूर्यास्ताच्या समयीं सर्व सैन्यांत 
असा पुकारा झाला कीं प्रत्येकाने आपआपल्या नगराची 
व॒आपआपल्या देशाची वाट धरावी. ३७ राजा मरण 
पावल्यावर त्याला शोमरोनास नेलें; शोमरोन येथें त्यांनीं 
त्यास मूठमाती दिली. ३८ राजाचा रथ शोमरोनाच्या तळ्या- 
नजीक धुतला तेव्हां. परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे कुत्र्यांनी 
येऊन त्याचें रक्त चाटून खाह्लिं; ती वेऱ्यांची.. स्रान 1 
करण्याची जागा होती. ३९ अहाबानें. केलेल्या: बाकीच्या 
गोष्टी. त्यानें जें कांहीं केळें तें, त्याने बांधिळेठें 
हस्तिदंती ग्रह, त्यानें वसविलेलीं सवे नगरें या सर्वाचे 
वर्णन इस्राएलाच्या राजांच्या बखरींत केळे आहे, नाहीं 
काय £ ४० अहाब आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला, . 
आणि त्याचा पुत्र अहज्या त्याच्या जागीं राजा झाला. 

४१ इस्राएलाचा राजा अहाब याच्या कारकीर्दीच्या 
चौथ्या वर्षी आसाचा पुत्र यहोश्याफाट यहूदावर राज्य 
करूं लागला. ४२ यहोंद्याफार राज्य करूं लागला तेव्हां 
तो पस्तीस वर्षाचा होता; त्यानें यरालेमांत पंचचीस 
वर्षे राज्य केलें. त्याच्या आईेचें नांव अजूबा; ती 


26 ३९७ 


अ० २२५४ २-२ रा. १५८ 


१ राजे 





४३. त्याची सगळी चालचलणूक । पुत्र 


अहज्या हा यहोद्याफाटास म्हणाला, माझे 


त्यावा बाप आसा याच्याप्रमाणें होती; ती. . त्याने | सेवक आपल्या सेवकांबरोबर जहाजांतून जाळं द्या; पण 


सोडिली नादीं; परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें बरें तें. त्यानें 
केलें; तथापि त्याने उच्चस्थाने काहून टाकिलीं नाहींत; 
लोक अजून त्या उच्चस्थानांवर यक्व करीत व धूप 
जाळीत. ४४ यहोश्याफाटाने इल्लाएलाच्या . रांजाशीं 
सल्ला केला. . ४५ यहोशाफाटानें केलेल्या बाकीच्या गोष्टी, 
त्यानें दाखविठेला पराक्रम, त्यानें केलेलीं युद्धे, या 
सर्वांचे वर्णन यहूदांच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं 
काय £ ४६ त्याचा बाप आसा याच्या वेळीं जे पुरुषगामी 
राहून गेले होते त्यांस त्यानें देशांतून घालवून दिलें. 
४७ त्या काळीं अदोमांत कोणी राजा नव्हता; एक 


मुतालीक राज्य चालवीत होता. ४८ सोनें आणण्या-. 


करितां. ओफीर येथें जातां यावें म्हणून. यहोझाफाटाने 


तार्शीक्षी. गलबते. बांधिली, . तीं. एसयोन-गेबेर येथें. 
फुटली, त्यामुळें तीं गेलीं-नाहींत. ४९ तेव्हां अहाबाचा ' 


यहोज्याफाटानें नाहीं म्हटलें. ५० -यहोशयाफाट आपल्या 
पितरांजवळ जाऊन निजला; त्यांनीं त्यास त्याच्या 
पूवेजांमध्ये, मूळपुरध दावीद याच्या नगरामध्यें, 
मूठमाती दिली; आणि त्याच्या जागीं त्याचा पुत्र 
यहोराम राजा झाला. ; 

५१ यहूदाचा राजा .यहोशाफाट याच्या कारकीर्दीच्या 
सतराव्या वर्षी अहाबाचा पुत्र अहज्या शोमरोन येथें 
इद्लाएलावर . राज्य करू लागला; त्याने इस्राएलावर 
दोन वर्षे राज्य केलें. ५२ परमेश्वराच्या दृष्टीने जें 
वाईट तें त्यानें केलें, त्याच्या आईबापांच्या आणि 
इस्राएल लोकांच्या हातून पाप करविणारा नबाटाचा पुत्र 
यराबाम याच्या. मार्गाने तो चालला. ५३ आपल्या 
बापाप्रमार्णे त्यानें बालाच्या मूर्तीचे भजनपूजन करून 
इद्माएलाचा देव परमेश्वर यास संतप्त केलें. 


२ राजे 


०७&><&&०- 


-. १ अहाबांच्या स्रृत्यूनंतर मवाबः इश्नाएत्त्रवर 

६ उल्टला... २ अहज्या हा शोमरोनांतील- आपल्या 
* . वाड्याच्या 'माडीवरल्या खिडकीच्या जाळींतून खालीं 
पहूंन दुखणाईत झाला; त्यानें जासुदांस. अश्ी आज्ञा 
केली कीं तुम्ही जाऊन एक्तोन येथील बाल-जबूब. दैवतांस 
प्रश्न करा कीं मी या दुखण्यांतून बरा होहैन काय 
३. इतक्यांत परमेश्वराचा देवदूत एळीया तिरबी यास 
म्हणाला, ऊठ, ' शोमरोनाच्या राजाच्या  जासुदांस 
जांऊन गांठ आणि विचार, तुम्ही एकोन : एथील 
बाल-जबूब देवतास प्रश्न करावयास चाललां आहां, तें 
इस्राएलांत कोणी देव नाहीं म्हणून कीं काय £ ४ यास्तव 
परमेश्वर  अहज्यास म्हणतो, ज्या पलंगाबर तूं पडला 
आहेस त्यावरून तूं उठावयाचा नाहींस; तं. अवश्य 


मरशील. असें बोलून एलीया चालता. झाला. 
५: जासूद राजाकडे परत गेले तेव्हां त्यानें त्यांस 
विचारिले, तुम्ही परत आलांः तें. कां. म्हणून १ 
६ त्यांनीं त्यास सांगितलें, एका मनुष्याने आम्हांस 
वाटेंत गांठून सांगितलें कीं ज्या राजाने तुम्हांस पाठविलें 
आहे. त्याजकडे परत ना व त्यास सांगा, परमेश्वर 
म्हणतो, तूं एकोन येथले दैवत बाल-जबूब यास प्रश्न 
करावयास मनुष्य पाठविले तें इस्राएलांत कोणी देव 
नाहीं म्हणून कीं काय? तर ज्या पलंगावर तूं पडला 
आहेस त्यावरून तूं उठादयाचा नाहींस, तूं अवश्‍य मरशील; 
७ त्यानें त्यांस विचारिळे, ज्या मधुष्यानें तुम्हांस 
गांठून हें सवे सांगितरळें तो दिसण्यांत कसा होता 
८ ते. म्हणाले, त्याच्या अंगांत केसांचा झगा होता व 


३९ट 


2 राजे 


कमरेस : कातड्याचा . कमरबंद होता. तो 
“म्हणाला, तो एलीया तिश्‍नीच. ९ यावर राजाने पन्नासां- 
'ठ्या एका नायकास पन्नास क्षिपाहे देऊन एलीयाकडे 
वाठविटें. एलीया होता तेथें जाऊन त्यानें पाहिलें तेव्हां 
चतो.. परवेतविखरावर बसलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. तो 
रवास म्हणाला, हे देवाच्या माणसा,- राजाज्ञा आहे, खालीं 
उतरून ये. १२ एलीयानें त्या पन्नासांच्या नायकास 





म्हटळें, मी. देवाचा माणूस असलो तर  आकाशांतून |: . 


अम्तीचा वर्षाव होऊन तो तुरा व॑ तुझ्या पनतास 
क्षिपायांस भस्म करो. तेव्हां. आकाश्यांतूत अभीचा 
वर्षाव होऊन त्यानें त्यास ब त्याच्या प्रश्नास शिपायास 


अस्म केळे. ११ मग. राजानें त्याजकडे पुनः पफन्नासां- | 
स्या एका नायकास पन्नास क्षिपाहे देऊन पाठविलें; | 
तो "मन त्यास म्हणाला, हे. देवाच्या माणसा, | 
राजाज्ञा आहे, तं. लवकर खालीं उतरून ये. १२ एलीया । 


त्यास म्हणाला, मी. देवाचा माणूस असेन. तर आकार्शां- 


सू अभीचा वर्षांव. होऊन तो तुला व तुझ्या पन्नास | 


होऊन. त्यानें त्यास व त्याच्या पन्नास शिपायांस भस्म केलें. 
१३ मग राजानें तिसऱ्यांदा पन्नासांच्या एका. नायकास 
पन्नास शिपाई देऊन पाठविलें. ह्या तिसऱ्या पंभ्नासांच्या 


-नामकानें जाऊन एलीयापुढें गुडघे. टेकिळे व विनवणी. 
करून. म्हटले, अहो देवाचे माणूस, माझा प्राण वज्षा | 


भापल्या पन्नास दार्सांचे प्राण. आपल्या : दृष्टीला मोलवान्‌ 
बाटोत;. १४ पाहा, आकाशांतून अशीचा : वर्षांव . होऊन 
* पहिले दोन नायक व त्यांचे पन्नास: पश्नास दिर्पाहे “मर्म 
झाळे, पण. आतां माझा प्राण -आपल्या दृष्टीस मोलवान्‌ 
बाटो.. 9१५ परमेश्वराचा देबदूत एलीयास म्हणाला, 


खालीं उतरून :त्याच्याबरोबर जा, भमिऊं नको. तेव्हां | 


एलीया उदल..खाली उतरून त्याच्याबरोबर राजाकडे 
गेला. १६ त्यानें त्यास म्हटळें, एक्रोन येथले. दैवत 


बाल-जबूब याला प्रश्न करावयास तूं जासूद पाठविले. 


तें इत्वाएलांत देव नाही म्हणून कीं काय? यास्तव ज्या 
बिछान्यावर त. पडला आहेसं त्यावरून तूं उठावयाचा 
_ नाहींस; त्‌ अवद्य मरणार. %» 'एलीयांस सांगित- 





| अन -१४८-२४५ 
लेल्या परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे तो.. मरण: पाबळा. 


त्याला पुत्र नव्हता म्हणून त्याच्या ' जागी अहोराम 
'हा राजा झाला. यहूदाचा राजा यहोशाफाट याचा: पुत्र 


यहोराम याच्या कारकीर्दीच्या दुसर्‍या वर्षी हें झालें. 
१८.. अहज्यानें केलेल्या बाकीच्या . गोष्टींचे. वर्णन 
इस्लाएलाच्या राजाच्या बखरींत केलें. आहें, नाहीं काय: 

१ परमेश्वराने एलीयास वावटळीच्या द्वारें 


५ यरीहोंतीर्ल- संदेष्ट्यांचे क्षिष्य अलीशाकडे येऊन 
त्यास . म्हणारे, आज परमेश्वर. तुझ्या घन्यास तुझ्या 
क्षिरावस्न. घेऊन आभार आहे हें तुला ठांऊक आहे 
काय ? त्यार्नि.. म्हटले, मलो ठाऊक आहे, .पुरें करा. 
६ "एलीया त्यास म्हॅभाठा, परमेश्वर मला गादेनेकडे 
पाठबीत आहे. तै येथेंच थांब. तो म्ह्णाला, 
परमेश्वराच्या व -आपल्या जीविताची दापथ, मी आपणाला 
सोडावयाया . नाही;. मग ते दोघे. पुढे चालले. 
७ . संदेष्ट्यांचे. पन्नास शिष्य येऊन त्यांच्यासमोर दूर्‌ 
उभे. राहिळे आणि ते दोघे' यादेनतीरी उभे राहिले. 


अ० ९९-३७ 


२ राजे 





नेण्यांत येण्यापूर्वी मी तुजसाठीं काय करूं तें मला सांग. 
अलीशा म्हणाला, आपल्या ठायीं असलेल्या आत्म्याचा 
दुप्पट वांटा माझ्या - ठायीं यावा. १० एलीया म्हणाला, 
तू. दुर्घट गोष्ट मागतोस, पण मला तुजपासून घेऊन 
"जातील त्या समयी मी तुला दिसलो तर तूं मागतोस तें 
तुला प्राप्त होईल, न दिसलो तर प्राप्त होणार नाहीं. 


१३ ते. बोलत चाले असतां, पाहा, एकाएकीं एक. 
<अमिरथ आणि अभिवार दृष्टीस पडले व त्यांनीं त्या 


दोघांस अलग केलें; एलीया वावटळींतून स्व्गास गेला. 
१२ तें पाहून अलीशा मोठ्याने. म्हणाला, माझ्या 
बापा ! माझ्या बापा ! इस्राएलाच्या रथांनो ! इल्ला- 
एलाच्या राउतांनो ! तो पुनः त्याच्य़ा .नजरेस. पडला 


नाहीं. तेव्हां. त्याने. आपलीं. कन्लें फाहून. त्यांचे दोन दोन 
१३ एलीयांचा जो झगा 'त्याच्या अंगा: 


तुकडे केले. 
वरून खालीं पढला होता. तो त्यानें उंचलन घेतला 
आणि तो परत जाऊन  यार्देनतीरी.-. उभा. - राहिला. 
१४ एलीयाच्या अंगावरून पडलेला झगा पाण्यावर मारून 


तो म्हणाला, एलीयाचा देव परमेश्वर कोठें आहे: 


त्यानें तो पाण्यावर मारितांच पाणी दुभंग झालें. आणि 
अलीशाः पंठीकडे गेला. १५ यरीहो येथल्या संदेष्ट्यांचे 
शिष्य त्याला ; लांबून पाहून म्हणाले, एलीयाचा आत्मा 
अलीद्याच्या अथी उतरला आहे.. त्यांनी सामोरे येऊन 


म्हणाळे, ऐका, आपल्या सेत्रकांजवळ फ्थास बळकट पुरुष 
आहेत; आपल्या स्वामीचा शोध करण्यास त्यांच-जाऊं द्या; 


परमेश्वराच्या आत्म्याने .त्यास उचलून एकाद्या 'षवेतावर: 
अथवा एकाद्या खोऱ्यांत टाकिळें असेल. तो म्हणाला, |. 


कोणास पाठवूं नका: १७ त्यांनीं त्यास एवढा आग्रह केला 
कीं त्यांची त्याला भीड पहून तो म्हणाला, पाठवा. त्यांनीं 
फ्लास पुरुष पाठविले. त्यांनीं त्याचा तीन दिवस 
शोध केला पण त्यांस तों सांपडला नाहीं. १८ ते परत 
आले तेव्हां तो यरीही येथें होता; तो त्यांस म्हणाला, 
जाळं नका असें मीं तुम्हांस सांगितलें नव्हते काय? 

१९ त्या नगरचे रहिवासी अलीशोस म्हणाले, पाहा, 
हें नगर मनोहर स्थळीं वसे आहे, हें आमच्या 


स्वामीस दिसतच आहे; पण येथलें पाणी फार वाईर 
असल्यामुळें जमिनींत कांहीं पिकत नाहीं. २० . त्यानें 
म्हटळं, एक नवें पात्र मजकडे आणा व त्यांत मीठ 
घाला.. त्यांनीं तें. त्याजकडे आणिलें. २१ मग तो 
पाण्याच्या झऱ्यानजीक गेला व त्यांत तें मीठ टाकून 
म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, मी हें पाणी चांगलें. करितों, 
यापुढें यानें मरत्यु येणार नाहीं व पीक बुडणार नाहीं. 
२२ -अलीशाच्या या वचनानुसार तें पाणी , चांगलं 
झालें; तें आजवर तसेंच आहे. 

२३ तो तेथून वरतीं बेथेलकडे चालला; तो वाट 
चढून जात असतां नगरांतून कांहीं पोरें बाहेर येऊन 
त्याची थट्टा करून म्हणाली, अरे. टकल्या, चालता हो. 
'२४ त्यानें मागें वळून त्यांजकडे पाहिलें व. परमेश्रराचें 
. भाम. घेऊन त्यांस झाप दिला, तेव्हां वनांतुऴ दोन 
अस्वली बाहेर पडल्या व त्यांनीं त्यांतल्झू बेचाळीरू 
पोरांस फाडून टाकिले. २५ तो तेथून निघून कर्मेल 
पर्वेत्राकडे. आला आणि तेथून झोमरोनास माघारी गेला. 

१ यहूदाचा राजा यहोशाफाट याच्या कारकीर्दा- 
च्या अठराव्या वर्षी अहाबाचा. पुत्र यहोराम शोम- 
रोनांत राज्य करूं लागला; त्यानें बारा वर्षे राज्य केलें. 

२ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें त्यानें केळे, तरी 


ह :। आपल्या आहईबापांइतर्के केलें. नाहीं; क्रारण त्यांच्या 
त्यास जमिनीपर्यंत रुवून नॅमम केलें. १६. ते त्यास: 


बापाने केळेला बालमूर्तीचा स्तंभ त्यानें काहून टाकिला. 
३ तरी जीं पापकर्मे नंबाटांचा पुत्र यराबाम य्रानें इद्ला- 
एठाकडून- करविली त्यांचें. त्याने अवलंबन केलें; तीं 
त्यने सोडिलीं नाहीं. * 
'४. मवाबाचा रांजा मेशा हा मेंढरांचे कळप 
बाळगून होता; तो इद्नाएलाच्या राजास : एक लाख 
कोकरांची व एक लाख एडक्यांची लोकर खंडणी म्हणून 
देत असे. ५ अहाब मेल्यावर मवाबाचा राजा इल्ला- 
एलाच्या राजावर उलटला. ६ त्या समयी यहोराम 
राजाने शोमरोनांतून बाहेर निघून सर्व इस्राएलाची 
जमवाजमव केलीं. ७ त्याने जाऊन यहूदाचा राजा यहो- 
शाफाट . यास असा निरोप पाठविला कीं मवाबाचा 
राजा -मजवर उलटला. आहे, तरं त्याच्याशीं लढावयास 


४०० 


रराजे 


अ० ऐे४७--२३१७ 





मजबरोबर येतां काय £ तो म्हणाला, होय, मी 
येतों; आपण आणि मी एकच; माझे लोक ते आपले लोक, 
माझें. घोडे ते आपले घोडे. ८ त्यानें विचारिळें, कोणत्या 
मो्गोने आपण जावें ? त्याने म्हटलं, अदोमी 
रानाच्या वाटेने. ९ त्याप्रमाणें इख्ाएलाचा राजा, 
यहंदाचा राजा आणि अदोमाचा राजा यांनीं कूच केलें: 
त्यांनी वळसा घेऊन सात मजला केल्यानंतर संवे 
सेना व॑ त्यांच्याबरोबर असलेलीं जनावरें यांस 
पिण्यास पाणी मिळेना. १० तेव्हां इख्वाएलाचा राजा 
म्हणाला, अरेरे! ह्या तिघां राजांना मवाबाच्या हातीं 
यावें. म्हणूनच परमेश्वराने त्यांस एकवट केलें आहे. 
११ तेव्हां यहोशाफाट म्हणाला, ज्याच्याद्वारे आपणांस 
परमेश्वराला प्रश्न करितां . येईल ,असा परमेश्वराचा 
कोणी संदेष्टा येथें नाहीं काय € इल्लाएलाच्या राजाच्या 
सेवकांपैकी एकाने सांगितलें, _एलीयाच्या हातावर 
पाणी घालणारा शाफाटाचा पुत्र अलीशा येथें आहे. 
१२९ यहोझयाफाट म्हणाला, परमेश्वराचे वचन त्याला 
प्राप्त होत असतें. मग. इस्लाएलाचा राजा, यहोशाफाट 
व. अदोमाचा राजा हे त्याजकडे..गेळे. १३ अलीक्ा 


इद्याएलाच्या राजास म्हणाला, मला तुझ्याशी काय 


कर्तव्य आहे? तूं आपल्या ब्रापाच्या, आपत्या आईच्या 
संदेड्यांकडे जा. इत्लाएलाचा राजा त्यास म्हणाला, नाहीं, 
नाहीं; ह्या. तीन राजांना भवाबाच्या हातीं द्यावें म्हणून पर- 
मेश्वरानें त्यांस एकवट केळं आहे. १४ अलीशा म्हणाला, 
ज्याच्या हुजुरास मी असतों त्या सेनाधीश परमेश्वराच्या 
जीविताची शपथ; येथें असलेला यहूदाचा राजा 
यहोद्याफाट याला मी मान देत नसतों तर मीं तुजकडे 
हंकूनहि पाहिलं नसतें. १५ आतां एकादा वाजंत्री 
घेऊन या. वाजंत्री वाद्य वाजवीत असतां परमेश्वराचा 
हस्त अलीज्ञाचवव आला. १६. तो म्हणाला, परमे- 
श्वर असें म्हणतो, या खोऱ्यांत: जिकडेतिकडे खळगे 
खणा. १७ परमेश्वर म्हणतो, कांहीं. वादळ किंवा 
पर्जन्य तुमच्या दृष्टीस न पडतां हें खोरे पाण्यानं 
भरून जाईल; आणि तुम्ही, तुमची पाठाळें आणि 

२९ 


जनावरें पाणी पितील. १८ परमेश्वराच्या . दृष्टीने 
ही केवळ क्षुल्क गोष्ट आहे; तो मवाबी लोकांस 
ठुमच्या हातीं देईल; १९ तेव्हां तुम्ही प्रत्येक तटबंदी 
नगराचा व प्रत्येक निवडक नगराचा विध्वंस करा; 
चांगला ब्रक्ष असेल तेवढा तोडा; सर्वे पाण्याचे कूप 
बुजवून टाका व दगड टाकून सवे उत्तम झेतांची 
नासाडी करा. २० सकाळच्या प्रहरी अन्नबलि अर्पण 
करण्याच्या समयीं अदोमाच्या दिशेनें पाणी वाहत 
आलें व तो सर्वे प्रदेश जलमय झाला. २१ राजे 
एकवट होऊन आपल्याशी लढाई करण्यास येत 
आहेत हें मवाबी लोकांनीं ऐकले तेव्हां जितके मवाबी 
ढढाडेंहा कमर बांधण्यास लायक होते. तितके व 
त्याहून अधिक वयाचे सगळे एकवट होऊन सीमेवर 
उभे राहिले. २२ दुसऱ्या दिवशीं ते पहांटेस उठले 
आणि सूर्याचे किरण त्या पाण्यावर पडल्यामुळें ' मवाबी 
लोकांस तें दुरून रक्तासारखे. भासले. २३२ ते म्हणाले, 
तें रक्तच आहे; त्या राजांचा नाश झाला आहे; त्यांनी 
एकमेकांस मारून टाकिले आहे यांत. संशय नाहीं. 
तर मवाब्यांनो, लूट करावयास. चला... २४ मवावी 
इद्लाएलाच्या छावणीनजीक आढे. तेव्हां इत्नाएलांनीं उठून 
त्यांस मार दिला;.आणि ते त्यांच्या पुढून पळाले; इत्लाएल 
त्यांस मारीत मारीत त्यांच्या देशांत शिरले. २५ त्यांनीं 
नगरांचा बिध्वंस केला; सवं चांगल्या: चांगल्य़ा दोतांत 
प्रत्येक पुरुषाने. दगड. .फेकिळे, त्यांनीं. तीं. दगडांनी 
भरून टाकिलीं; पाण्याचे. सवे कूप बुजबिळे, सवे चांगलीं 
झाडें तोडून टाकिलीं;.. कीर-ह्रेसेथ येथें त्यांनीं दगडां- 
शिवाय कांहींएक राहूं दिलें नाहीं; गोफणदारांनीं घेरून 
त्याचा विध्वंस केला. २६ युद्धांत आपण अगदीं जेर 
झालां असें मवाबाच्या राजानें पाहिलें तेव्हां त्यानें 
सातशे घारकरी बरोबर घेऊन अदोमाच्या राजाकडे 
जाण्यासाठी घेरा फोडण्याचा यत्न केला, पण त्याचें कांहीं 
चाललें नाहीं. २७ तेव्हां त्यानें आपला ज्येष्ट पुत्र युवराज 
यास नेऊन तटावर त्याचा होम केला. यावरून 'इद्माएला- 
वर फार कोप झाला व ते त्याठा सोडून स्वदेशी परत गेले. 


३४०१ 


अ० ४४५१-२४ 


र्राजे 





१ एकदा संदेष्टयांच्या शिष्यांच्या स्रियांपैकीं एकीने 

९४ अलीशाकडे गाऱ्हाणे केलें; ती म्हणाली, :तुझा सेवक, 
माझा नेवरा,. मरून गेला आहे; तुला ठाऊक आहे 

कौ तो परमेश्वराचे भय बाळगणारा होता. त्याचा 
सावकार माझ्या दोन पुत्रांस दास करून नेण्यास आला 


आहे. २ अलीशांनें तिला विचारिलें, मी तुजसाठी. 


काग्र करूं हें मला सांग; तुझ्या घरांत काय काय आहे £ 
ती म्हणाली, एक. घडा तेलाशिवाय आपल्या दासीच्या 
घरांत कांहींएक. नाहीं. ३ तो. तिला म्हणाला, तूं जा 
आणि . बाहेरून  .आपल्या. , शेजार्‍यांपाजाऱ्यांकडहून 
बरींचशी .: रिकामी . भांडीं . मागून. आण. ४ मग 
आपल्या .पुत्रांसह घरांत जाऊन दार बंद कर व त्या 
सवे भांड्यांत तेल ओत; आणि भांडे भरेल तें 
बाजूला ठेव. ५ ती त्याजपासून गेली आणि आपल्या 
पुत्रांह आपल्या घरांत जाऊन तिनें दार बंद केलें 
ते त्िजिकडे भांडी आणीत तीं ती भरीत जाई 
६ सवे भांडीं भरल्यावर ती आपल्या पुत्रांस म्हणाली. 
मला आणखी एर्के भॅडिं आणून द्या; त्यांनीं म्हटलें 
आतां. एकहि भार्डे' उरलें नाहीं; तेव्हां तेळ 'वाढावयाचें 
राहिलें. ७ तिनें जीऊेन देवाच्या माणसास हें सांगितलें. 
तो म्हणाला, ज्ञा, तेठ' विकून आपलें कर्ज फेड वः जें 


शिल्लक. राहील त्यावर ऑप्ला व आपल्या ' पुत्रांचा 


निर्वाह कर 


- ८ एके दिवशी असें झालें की अलीशा शलेम येथें! 


गेला; तेर्थे एक थोर स्री राहते. होती; “तिने त्यास 


आग्रह करून. जेवावयास लाविले, पुढें “तो त्या वाटेने 


जाई. तेव्हा. तेथें. जेवाववासं -. उंतरत.. असे. 
९ ती आपल्या नवर्‍्यास' म्हणाली, हा पुरुष वारेवार 
या वाटेंने जातो; हा कोणी देवाचा पवित्र माणूस 
आहे. असें मला दिसते. १० यास्तव घाच्यावर ओपण 
एक लहानशी खोली करू आणि त्याच्यासाठी एक 
खाट, एक मेज, एक खुर्ची व एक समई अशीं तिच्यांत 
ठेवूं, . म्हणजे तो आपल्याकडे येईल तेव्हां 
त्या खोलींत उतरत जाईल: ११ एके दिवशीं असें झालें की 
तो तेथें येऊन त्या खोलींत उतरला बं तेर्थे निर्जला: 





६२ त्यानें आपला सेवक गेहजी यास म्हटलें, त्या गुनेम- 


करिणीस बोलावून आण. त्यानें तिला बोलाविले, आणि 
ती येऊन त्याच्यापुढे उभी राहिली. १३ तो त्या 
सेवकास म्हणाला, तूं हिला म्दण, तू आमची निगा 
करण्यांत एवढी मोठी तत्परता दाखविली; तुझ्याप्रीत्यर्थ 
मीं काय करावें £ राजाकडे किंवा सेनापतीकडे तुझी 
शिफारस करू काय£ ती म्हणाली, मी आपल्या 
लोकांत नांदत आहें. १४ त्यानें आपल्या सेवकाला 
विचारिले, हिच्याप्रीत्यर्थ काय करावें १ गेहजी म्हणाला. 
तिला कांहीं मूलबाळ नाहीं; तिचा नवरा व्रद्ध आहे. 
१५ त्यानें म्हटलं, तिला बोठाव. त्यानें बोलावल्यावर ती 


येऊन दारीं उभी राहिली. १६ तो तिला म्हणाला, 


वसंतक्रतु पुनरपि येईल तेव्हां तू पुत्रास 


, उराशी घरिशील. ती म्हणाली, छे, छे, माझे स्वामी, 
। देवाचे माणूस, 
। नका. १७ पुढें अलीशानें सांगितल्याप्रमाणे त्या ज्लरीस 


_ आपल्या. दासीची वंचना... करू 
गर्भ राहिला आणि वसंतक्रतु पुनरपि आला 
तेव्हां तिला पुत्र झाला. १८ तो मुलगा वाढून 
मोठा झाल्यावर एके दिवशी लोक पिकाची कापणी 
करीत होते. तेथें तो बाहेर कापणाऱ्यांकडे आपल्या 
बापांजवळ -गेल्म. १९ तो" आपल्या . बापास म्हणाला, 


.अरेरे'! . माशें डोकें! माझें - डोकें ! त्यानें आपल्या 


चाकरांस ' सांगितलें, यास त्यांच्या आईकडे उचलून ने. 
२० त्यानें त्यास त्याच्या आईकडे नेलें; तो दोन प्रहर- 
पर्यंत तिच्या मांडीवर होता आणि मग सृत्यु पावला. 
२१ तेव्हां तिने त्यास वरती नेऊन देवाच्या 
माणसाच्या खाटेवर ठेविठे, व दार बंद करून 
घेऊन ती खालीं उतंरली. २२ आपल्या नवर्‍्यास 
हाक भारून ती म्हणाली, एक नोकर व एक गाढव 
लवकर मजकडे पाठवून द्या, म्हणजे मी देवाच्या 
माणसाकडे झंटंकन जाऊन येतें. २३ तो म्हणाला, तुं 
आज त्याजकडे काँ चांललीस £ आज कांहीं चंद्रदशीन 
किंवा शब्बाथ नाहीं. ती म्हणाली, कांहीं चिंता नाहीं. 
२४ गाढवावर खोगीर घाळून ती. बसली आणि 
नोकरांस म्हणाली, तू. हें एकसारखे हाकीत ने; मीं 


डइ्न्रे 


२्राजे 


अ० ४१२४-५११ 





सांगितल्यावांचून तं हाकण्याचें सोडूं नको. २५ मार्ग 
क्रमितां क्रमितां ती कर्मेल पर्वेतावर देवाच्या माणसा- 
जवळ जाऊन पोहचली. तिला दुरून पाहून देवाचा 
माणूस आपला सेवक गेहजी यास म्हणाला, ती पाहा, 
झुनेमकरीण ; २६ धाव, तिला सामोरा जा आणि तिला 
विचार, तूं खुद्ालळ आहेस ना? तुझा नवरा खुद्याल 
आहे ना? मूल खुद्लाळ आहे ना? तिनें म्हटलें, सर्व 
खुशाल आहेत. २७ डोंगर चढून देवाच्या माणसापाशीं 
आल्यावर तिनें त्याचे पाय धरिले. गेहजी तिला एकी- 
कडे लोटावयास जवळ गेला तेव्हां देवाचा माणूस 
त्यास म्हणाला, तिला हात लावूं नको, तिचें मन व्याकुळ 
झालें आहे; परमेश्वराने ही गोष्ट मजपासून लपविली 
आहे, कळबिली नाहीं. २८ ती म्हणाली, मीं स्वामीकडे 
पुत्राचा वर मागितला होता काय £ माझी वंचना करूं 
नका असें मीं म्हटळें होतें ना £ २९ तेव्हां अलीशा 
गोहजीस म्हणाला, कमर बांध आणि माझी काठी हातीं 
घेऊन नीध; वाटेने कोणी भेटल्यास सलाम करूं नको; 
कोणी सलाम केल्यास त्यास उलट सलाम करूं नको. 
माझी काठी नेऊन त्या मुलाच्या तोंडास लाव. ३० 
तेव्हां त्या मुलाची आई म्हणाली, परमेश्वराच्या व आपल्या 
जीविताची शपथ, मी आपल्याला सोडावयाची नाहीं. 
तेव्हां तो उठून तिच्यामागून चालला; ३१ गेहजीने पुढें 
जाऊन त्या मुलाच्या तोंडास काठी लाविली, पण त्यानें 
आवाज किंवा हालचाल केली नाहीं. तो अलीद्याकडे परत 
येऊन म्हणाला, मूल कांहीं जागें होत नाहीं. ३२ अलीशा 
घरांत आला तेव्हां मूळ मरून आपल्या खाटेवर पडलें 
आहे असें त्यानें पाहिलें. २३ मग त्यानें एकव्यानें आंत 
जाऊन दार लावून घेतलें व परमेश्वराची प्रार्थना केली. 
२३४ माडीवर जाऊन त्या मुलावर पडून त्यानें आपले तोंड 
त्याच्या तोंडाला, आपले डोळे त्याच्या डोळ्यांना, 
आपले हात त्याच्या हातांना लाविले; त्याच्यावर 
त्याने पाखर घातली तेव्हां मुलाच्या देहास ऊब आली. 
३५ मगर त्याला सोहन तो घरांत इकडेतिकडे फिरू 
लागला; व पुनः वर चढून त्या मुलावर त्यानें पाखर 
घातली तेव्हां मुलाने सात वेळां शिकून डोळे उघडिले. 


३६ तेव्हां त्यानें गेहजीस हाक मारून सांगितलें, त्या 
झुनेमकरिणीस बोलाव. त्यानें बोलाविल्यावर ती 
त्याजकडे आली; तो तिला म्हणाला, आपल्या पुत्राला 
उचलून घे. ३७ ती आंत जाऊन त्याच्या पायां पडली, 
त्याला जमिनीपर्यंत लवून तिनें नमन केलें; नंतर ती 
आपल्या मुलास घेऊन बाहेर गेली. 

३८ अलीश्ा पुनः गिल्गालास गेला तेव्हां देशांत 
दुष्काळ पडला होता, आणि संदेष्ट्यांचे शिष्य त्याच्या- 
समोर बसले असतां त्यानें आपल्या सेवकांस सांगितलें, 
चुलीवर मोठें बहुगुणें ठेवून संदेष्ट्यांच्या शिष्यांसाठीं 
शाकभाजी रांध. ३९ तेव्हां एक माणूस बाहेर रानांत 
शाकभाजी ग्रोळा करावयास गेला असतां त्याला एक 
रानवेल सांपडली; तिच्यावरील कडू इंद्रायणें तोडून त्याने 
ओटीत भरून आणिलीं; ती चिरून त्या शाकभाजीच्या 
बहुगुण्यांत घातली; तीं कह होतीं हें त्यास ठाऊक 
नव्हतें. ४० त्यांनीं तीं भांब्यांतून काहून त्या माणसांस 
वाढिलीं. तीं खातांच लोक ओरंहून म्हणाले, देवाच्या 
माणसा, बहुगुण्यांत मरण आहि. त्यांच्यानें तें 
खाववेना. ४१ अलीह्या म्हणाला, थोडें सपीठ आण, 
तें त्यानें त्या बहुगुण्यांत टाकून त्यांस म्हटलें, आतां 
ह्या लोकांना तें वाढा म्हणजे ते तें खातील. मग त्या 
बहुयुण्यांत कांहीं अपायकारक पदार्थ राहिला नाहीं. 

४२ बाल-शालीशा थेथला कोणी मनुष्य आपल्या 
प्रथम उपजांतील जवाच्या बीस भाकरी आणि धान्याची 
हिरवी कणसें पोत्यांतून देवाच्या माणसाकडे घेऊन 
आला. अलीझा त्यास म्हणाला, या माणसांसं हें वांटून 
दे, त्यांना हें खाऊं दे. ४३ त्याचा सेवक म्हणाला, काय ! 
अंभर माणसांस एवढेंसें वांदून देऊं £ तो म्हणाला, हें 
लोकांस वांटून दे; त्यांना हे खाऊं दे; परमेश्वर 
म्हणतो, त्यांनीं खाल्यावर ह्यांतून कांहीं उरेलहि. ४४ तेव्हां 
त्यानें तें लोकांस वाढिळें आणि परमेश्वराच्या वचना- 
प्रमाणें त्यांनीं तें खाल्यावर कांहीं उरलें. 

१ अरामाच्या राजाचा सेनापति नामान हा 
ध्रु आपल्या धन्याच्या पद्रचा एक थोर व प्रतिष्ठित 
मनुष्य होता; कारण त्याच्याद्वारें परमेश्वराने अरामास 


ड०्रे 


ह० ५१-२० 


र्रज 





जय दिला. होता. तो पराक्रमी वीर होता, 


पण) कोड बरें करील. १२ दिमिष्कांतल्या नद्या. अबाना 


कोडी होता. २ अरामी लोकांनीं टोळ्या करून छापा | व॒परपर ह्या इख्ताएलाच्या सवे जलाडयांपेक्षां उत्तम 
घातला, आणि इस्राएल देशांतून एक लहान मुलगी! नाहींत काय ? त्यांत स्नान करून मला शुद्ध होतां 
क्रैद करून नेली; ती नामानाच्या त्रीच्या सेवेस राहिली. | यावयाचें नाहीं काय १ असें म्हणून तो क्रोधाविष्ट होऊन 


३' ती आपल्या धनिणीस म्हणाली, शोमरोनांतल्या |: 
संदेष््याशीं माझ्य़ा धन्याची ग्रांठ पडती तर किती बरें 
होतें £ त्याने त्याचें कोड बरें केलें असतें. ४ कोणी- !: 


एकानें जाऊन आपल्यां धन्यास सांगितलें कीं ती 
इस्राएल मुलगी असें असें म्हणत आहे. ५ अरामाच्या 
राजाने म्हटलं, जा तर मर मी इस्लाएलाच्या राजास 
पत्न देतों. मग तो पुरुष दहा किक्वोर चांदी, सोन्याची 
सहा हजार नाणीं व दहा पोषाक घेऊन निघाला. 


६ त्याने इस्राएलाच्या राजास पत्र आणिलें: त्यांत असा |. 
: उभा राहून म्हणाला, 


मजकूर होता की ह्या पत्राच्या द्वारे आपणाला कळविण्यांत 
य्रेत आहे की नामांन नांवाच्या माझ्या सेवकाला. मीं 
आपणाकडे पाटावेल॑ आहे, आपण त्याचें कोड बरें करा. 
७ हे पत्न वाचून इख्राएलांच्या राजानं आपलीं वसते 
फाडिलीं; : तो. म्हणाला, य़रा' मनुष्यानें कोड बरें करण्या- 
साठीं मजकडे हा माणूस. पाठविला आहे; मरण व जीवन 
देणारा मी. देव आहें क्राय १ पाहा, विचार करा; हां 
मजशी - भांडण ' करण्याचे कांहीं . तरी निमित्त पाहत 
आहे. ८ ' इखाएठाच्या राजानं आपलीं वस्रे फाडिलीं 
हे देवाचा माणूस अंलीशा याने ऐकलं तव्हा त्यानं 
राजास - सांग्रेन पाठविले, तू आपलीं वरते क्रां 
फाडिलीं १... त्यांने मंजेक्रडे यावे, - म्हणजे इस्राऐलांत 
संदरा आहे हँ. त्याला कळेल. ९ तव्हा नामान घोड्यां- 
रथांनिशीं अलीशाच्या दारी जाऊंन उभा राहिला. 
१० - अलीने एका जासुदांच्या हातीं. त्यांस सांगून 
पाठविळें कीं जाऊन यादेनंन सात वेळां स्नाने कर म्हणजे 
तुझें शरीर पूर्ट॑सारख्रें होऊन तूं शुद्ध 'होशींलः ११ हें 
ऐकूने नामाने रागावून चालता झाला; तो म्हणाला, पाहा, 
मला बाटले होते, तो स्वतः मजकडे वाहेर ग्रेईल 
आणि उभा राहून आपला देव परमेश्वर याचें नाम 
घेईल . आणि . रोगाच्या ठिकाणीं - हात फिरवून माझें 
"५ निर्गम २५:३९ टीपपाहा. 





' तेव्हां त्याचं दारीर लहान मुलाच्या 
' होऊन तो ुद्ध झाला. १५ नंतर तो बरोबरची सवं मंडळी 


निघून गेला. १३. मग त्याचे सेवक त्याच्याकडे येऊंन 
म्हणाले, बाबा, संदेष्ट्याने आपल्याला कांही. अवघड 
काम सांगितलें असतें तर आपण केलें नसतें काय £ तर 
स्नान करून शुद्ध व्हा, एवढेंच त्यानें आपल्याला सांगितलं, तें 
आपण कां करूं नये £ १४ मग त्यानें देवाच्या माणसाच्या 
सांगण्याप्रमाणें यादेनंत जाऊन सात वेळां बुचकळ्या मारिल्य़ा 
शरीरासारखें 


घेऊन देवाच्या माणसाकडे परत गेला व त्याच्यासमोर 
अखिल प्ृथ्वींत इस्लाएलाबाहेर 
देव नाहीं हें मला आतां कळून आलें. आहे; तर आतां 
आपल्य़ा सेवक्राचा नजराणा स्वीकारावा. १६ तो म्हणाला, 
ज्या परमेश्वराच्या हुजुरास मी. असतों त्याच्या 
जीवनाची दापथ, मी कांहींएक घेणार नाहीं. त्यानं त्यास 
पुष्कळ असग्रह्ह केला तरी तो कांहीं घेईना. १७ तेव्हां 
नामान - म्हणाला, एवढी तरी निदान कृपा करा करीं 
आपल्या -दासाला दोन खेचरांच्या ओइय़ाची माती द्या: 
कारण यापुढं आपला सेवक परमेश्ररागिवाय दुसर्‍या 
कोणत्याहि देवांस होमबाळठि आपिंणार नाहीं ऊरी यज्ञ 
करणार नादीं. १८ परमेश्वराने आपल्या. टासाला एका 
गोष्टींची मात्र क्षमा करावी; म्हणज माझा धनी !ंरम्मोन- 
दैवताच्या मंदिरांत पूजा ,करावयास जातो तेव्हां मी 
त्याच्याजवळ असतो, आणि रिम्मोनदवताच्या मंदिरांत 
रेल्यावर त्यास मी नमन करीत असतो; ह्याप्रमाणे 
रिम्मोनाच्या मोंदरांत जाऊन 'मी त्यास नमन करीन 
तव्हा परमश्रराने आपल्या दासाला क्षमा करावी. १९ तो 
त्यास म्हणाला, आतां सुखानं मागस्थ हो. 'तो तेथून 
निघ थोडी वाट चाळून गला 

२० इकडे देवाचा माणूस अलीशा याचा . चाकर 
गेहजी यानें विचार केला कीं अरामी नामानानं 
आणिलेला नजराणा माझ्या धन्यानं न घेण्याने 


डइ०ड 


२ राजे 


अ« '५४२०-६४१५ 





त्याजवर दया केली; परमेश्वराच्या जीविताची शपथ, 
मी त्याच्यामागून धावत जाळन त्याजपासून कांहीं तरी 
घेतों. २१ मग गेहजी नामानाच्या मागून गेला. 
आपल्यामागून कोणी धावत येत आहे हें नामानानें 
पाहिलं तेव्हां त्यानें आपल्या रथावरून उतरून त्यास 
सामोरे जाऊन विचारिलें, सवे कांहीं ठीक आहे ना? 
२९ गेहजी म्हणाला, सवे कांहीं ठीक्र आहे. माझ्या 
धन्याने आपल्याला असें सांगावयास मला पाठविलें आहे कीं 
पाहा, एफ्ाइमाच्या डोंगरी प्रदेशांतून संदेष्टयांचे दोन 
शिष्य माझ्या येथें नुकतेच आले आहेत, त्यांच्या- 
साठीं एक किक्कार चांदी व दोन पोषाक द्या. 
२३ नामान म्हणाला, कृपा करून दोन किक्कार घे. 
त्याने आग्रह करून दोन किक्कार चांदीच्या दोन थेल्या 
बांधून दोन पोषाकांसह :- आपल्या दोन सेवकांच्या 
खांद्यांवर ठेविल्या; हें. सवे. घेऊन ते त्याच्यापुढे 
चालले. २४ तो टेकडीनजीक येऊन पोहंचला तेव्हां 
त्यानें त्या वस्तु त्यांच्या हातून घेऊन आपल्या घरीं 
ठेवून दिल्या आणि त्या मनुष्यांस जा म्हणून सांगितर्ले; 
मग ते निघून . गेले. २५ त्याप्रमाणें तो आंत जाऊन 
आपल्या धन्यापुढें उभा राहिला. अलीशा त्यास म्हणाला, 
गेहजी, तूं कोठून आलास ६१ त्यानें म्हटलें, आपला दास 
कोठेंहि गेला नव्हता. २६ तो त्यास म्हणाला, तो 
पुरुष तुला भेटावयासाठीं आपल्या रथावरून उतरून 
मारे फिरला तेव्हां माझें लक्ष तिकडे गेलें. नव्हतें 
काय १ चांदी, वतने, जैतुनांचे बाग, द्राक्षाचे मळे, शेरडे- 
मेंढरे,. गुरेढोरे, दासदासी घेण्याचा हा समय आहे 
काय १ २७ तर नामानाचें कोड तुला व॒ तुझ्या संतानाला 
निरंतर लागून राहील. तेव्हां तो ब्फासारखा पांढरा 
कोडी होऊन त्याच्यापुढून चालता झाला. 

१ संदेष्टयांच्या शिष्यांनी अलीशास म्हटलें 
पाहा, आम्ही आपल्यासमोर राहत आहों तें स्थल 
फार संकुव्वित आहे. २ तर . यादेनतीरी जाऊन 

तेथून एकाएकार्ने एकएक तुळडे आणून राहण्यासाठी एक 
आश्रम बांधावा म्हणून आम्हांला परवांनगी द्या: त्यानें 
म्हटलें, बरें, जा. ३ एकानें त्यास म्हटलं, कृपा करून 


आपण आपल्या सेवकांबरोबर या. तो म्हणाला, बरें, 
येतों. ४ तो त्यांच्याबरोबर गेला. ते यादेनेपाशीं . येऊन 
लाकडे तोड लागले. ५ एक जण तुळई तोडून पाडीत 
असतां कुऱ्हाड दांब्यांतूत निसदून पाण्यांत पडली 
तेव्हां तो ओरडून म्हणाला, हाय ! हाय ! स्वामी, मीं ती 
मागून आणिली होती. ६ देवाच्या माणसाने विचारिलें, 
ती कोठें पडली १ त्यानें ती. जागा दाखविल्यावर 
अलीझारने एक लाकूड. तोडून तेर्थे टाकिलें तेव्ह 
लोखंड पाण्यावर तरंगू लागलें. ७ त्यानें म्हटलें, ती 
काहून घे; मग त्यानें हात लांब करून ती घेतली. 

८ मग आरामाच्या राजानें इस्माएलावरोबर युद्ध 
आरंमिलें; त्यार्ने आपल्या सेवकांबरोबर अक्षी मसलत 
केली कीं अमुक अमुक ठिकाणीं आपण तळ द्यावा. 
९ तेव्हां देवाच्या माणसाने इस्नाएलाच्या राजाला 
सांगून पाठविलें: सावध राहा; अमुक असुक ठिकाणी 
जाऊं नको; तेथें अरामी लोक चढाई करून येणार 
आहेत. १० तेव्हां ज्या ठिकाणीं जाऊं नकी अज्ची 
सूचना इस्लमाएलाच्या राजास देवाच्या माणसाने 
केली होती. तेथें त्यानें लोक पाठबिले. असा . आपला 
बचाव त्यानें एकदोनदा नव्हे तर अनेकदा केला. 
११. यावरूनः अरामाच्या राजाचें मन संतापले; त्यानें 
आपल्या सेवकांस बोलावून विचारिलें, आपल्यांतल्म 
कोण इख्वाएलाच्या राजाच्या पक्षाचा आहे. हें तुम्ही 
मला दाखवून देणार नाहीं काय १९ १२ त्याच्या एका 
सेवकानें त्यास सांगितलें, माझे स्वामीराज, असा 
कोणी नाहीं; पण आपण शयनग्रह्ांत बोलतां ते. शब्द 
इस्राएलांतला संदे अलीझ्ा हा इस्लाएलाच्या राजास 
कळवितो. १३ त्यानें म्हटलें, तो कोठें आहे तें 
पाहा, म्हणजे मी माणूस पाठवून त्यास पकडून आणितों. 
मग. तो दोथान येथें आहे अशी त्यास बातमी लागली. 
१४ तेव्हां त्याने घोडे व रथ बरोबर देऊन तेथें मोठें 
सैन्य पाठविलें; त्यांनीं रातोरात येऊन नगर वेढिलें. 
१५ सकाळीं देवाच्या माणसाचा सेवक उठून बाहेर. 
आला तेव्हां सैन्यानें घोडे व रथ यांसह नगरास वेढा 
दिला आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. तो आपल्या 


4०१" ग; 


अ० ८:१५-७:२ 


२ राजे 





धन्यास म्हणाला, स्वामी, हाय ! हाय ! आतां आपण 
काय करावें £ १६ तो म्हणाला, मिऊं नको; त्यांच्या 
पक्षाचे आहेत त्यांहून अधिक आपल्या पक्षाचे आहेत. 
१७ अलीशानें प्रार्थना केली कीं हे परमेश्वरा, याचे 
डोळे उघड, योला दृष्टि दे. परमेश्वराने त्या तरुणाचे 
डोळे उघडिले, तों पाहा, अलीद्याच्या सभोवतालचा 
डोंगर अभीचे घोडे. व रथ यांनीं व्यापून गेला आहे 


असें त्यास दिसले. १८ अरामी लोक अलीशावर 


चालून आले तेव्हां त्यानें परमेश्वराची प्रार्थना केली कीं 
या लोकांस अंधळे कर. अलीक्ाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
त्यानें त्यांस अंधळें केलें. १९ अलीशा त्यांस म्हणाला, 
हा नव्हे तो रस्ता व हें नव्हे ते शहर; माझ्यामागून 
या म्हणजे ज्या मनुष्याचा तुम्दी शोध करीत आहां 
त्याजकडे मी तुम्दांस घेऊन जातों. मग तो त्यांस 
शोमस्रेनांत घेऊन गेला. २० ते झोमरोनांत आल्यावर 
अळीशा म्हणाला, परमेश्वरा, या लोकांचे डोळे उघड, 
यांस दिसूं दे. परमेश्वराने त्यांचे डोळे उघडिले व 
त्यांस दिसूं लागलें; तेव्हां आपण शोमरोनामध्यें आहों 
असें त्यांस दिसले. २१ त्यांस पाहून इत्साएलाचा राजा 
अलीशास म्हणाला, बाबा, मी यांस भारून टाकू काय £ 
२९ त्याने म्हटलें, यांस मारू नको; तरवार व धनुष्य 
यांनीं पाडाव केलेत्यांस तं. मारून टाकीत असतोस 
काय ६ यांच्यापुढे अन्नपाणी वाढ; यांना खाऊनपिऊन 
आपल्या धन्याकडे परत जाऊं दे. २३. मग त्यानें 
त्यांस मोठी. मेजवानी दिली; त्यांचें खाणेपिणे 
आटोपल्यावर त्यानें त्यांस निरोप दिला; आणि ते 
आपल्या धन्याकडे गेले. अरामी लोकांच्या टोळ्या 
इस्नाएल देशावर पुनः आल्या नाहींत. 

२४ यानंतर अरामाचा राजा बेन-हंदाद यानें 
आपलें सवे सैन्य एकवट करून झोमरोनावर स्वारी 
करून त्यास वेढा घातला. २५ तेव्हां शोमरोनांत जबर 
महागाई झाली; वेढा एवढा भारी पडला कीं गाढवाच्या 
एका सुंडक्य़ास ऐशी रुपये आणि कबुतराच्या पावशेर 
विष्ठेस पांच रुपये पडूं लागले. २६ इद्लाएलाचा राजा 
तटावर फिरत असतां एका ख्रीनें ओरडून त्यास. 


कन्नन लट ामदाकयाळडममाडनाभळळामान्यकाम्यमळकलचककक 


म्हटलें, अहो स्वामीराज, साहाय्य करा ! २७ तो म्हणाला, 
परमेश्वर तुला साहाय्य करीत नाहीं तर मी कोठून करूं १ 
खळ्यांतून क्री द्राक्षाकुंडांतून ९ २८ राजाने तिला विचा- 
रिले, तुला काय झालें £ तिने उत्तर केलें, ही स्री मला 
म्हणाली, तुझा मुलगा दे, म्हणजे आपण आज त्याला 
खाऊं आणि उद्यां माझ्या सुलास खाऊं, २९ माझा पुत्र 
शिजवून आम्हीं खाल्ला; पण दुसऱ्या दिवशीं भी हिला 
म्हटले, तुझा पुत्र दे म्हणजे आपण त्यास खाऊं; तेव्हां 
हिनं आपला पुत्र लपवून ठेविला. ३० त्या स्रीचे हे 
भाषण ऐकून राजानें आपलीं वस्र फाडिलीं. त्या 
प्रसंगीं तो नगराच्या तटावर फिरत होता आणि लोकांनीं 
पाहिलें तों त्यानें आंतून आपल्या अंगाला गोणताट 
गुंडाळिळं आहे असें त्यांस दिसले. ३१ तेव्हां तो 
म्हणाला, शाफाटाचा पुत्र अलीशा याचें श्लीर जर मी 
आज त्याच्या धडावर राहूं देईन तर देव माझें असेंच 
किंबहुना याहूनहि अधिक करो. ३९ अलीशा त्या वेळीं 
आपल्या घरांत बसला असून त्याच्याभोवती वडील जन 
बसले होते; राजानें आपल्याजवळचा एक जासूद पाठ- 
विला; तो जाऊन पोहंचण्यापूर्वी अलीशा त्या वडील जनांस 
म्हणाला, पाहा, या खुनी मनुष्याच्या पुत्रानं माझें शीर 
छेदण्यास मनुष्य पाठविला आहे; तर तो जासूद आला 
म्हणजे कवाडे लावून घेऊन त्यास लोटून द्या; त्याच्या 
मागोमाग त्याच्या धन्याच्या पावलांची चाहूल ऐकूं येत 
आहे, नाहीं काय. £ ३३ तो त्यांच्याशीं असें बोलत 
आहे इतक्यांत जासूद त्यांच्यापाशी येऊन पोहचला. 
तो म्हणाला, ही विपत्ति परमेश्वराने पाठविली आहे तर 
यापुढें. मीं परमेश्वराची वाट कां पाहावी £ 
१9 १ तेव्हां अलीशा म्हणाला, तुम्ही परमेश्वराचं 
वचन ऐका: परमेश्वर म्हणतो, उद्यां याच वेळी 
शोमरोनाच्या वेशींत एक माप सपीठ एका शेकेलास 
व दोन मार्पे सातू एका दोकेलास सिळतील. २ राजाच्या 
हाताजवळ सरदार' होता तो देवाच्या माणसास म्हणाळा, 
पाहा, परमेश्वराज्ञ आकाशकपाटे उघडलीं तरी असा प्रकार 
होईल काय ? त्यानें त्यास म्हटले, तूं आपल्या डोळ्यांनी 
हें पहाशील पण त्यांतळें कांहीं खावयाचा नाहींस. 


४०६ 


रराजे 


अ०« ७३-२० 





३ त्या वेळीं वेशीच्या बाहेर चार कोडी माणसें होतीं तीं 
एकमेकांस म्हणालीं, येथें बसून कां मरावें.? ४ नगरांत 
जाऊं म्हटलें तर तेथेंहि आपण मरणारच, कारण तेथें 
महागाई आहे; आणि येथें बसून राहिलों तरीहि मर- 
णारच; तर चला, आपण अरामी सेनेस जाऊन मिळूं; 
त्यांनीं आपल्याल! जिवंत ठेविलें तर आपण जगूं; त्यांनीं 
आपल्याला मारून टाकिले तर आपण महू एवढेंच. | 
५ ते संध्याकाळच्या वेळीं अरामी लोकांच्या छावणीकडे | 
जावयास निघाले; अरामी लोकांच्या छावणीच्या । 


हॅ मी तुम्हांस सांगतो. त्यांस ठाऊक आहे कीं आपली 
उपासमार झाली आहे; हें जाणून ते छावणीच्या बाहेर 
मैदानांत लपून राहिले आहेत; त्यांचा मनसोबा असा 
कीं आपण नररांतून बाहेर पडलो कीं आपल्याला 
जीवंत पकडून नगरांत प्रवेश करावा. १३ राजाच्या 
एका सेवकाने म्हटलें, नगरांत वांचून राहिलेल्या 
घोड्यांतले पांच घोडे देऊन काय आहे तें पाहावयास 
कोणास तरी पाठवावे; इख्वाएलांचा जो समुदाय बाकी 
राहिला आहे त्याच्यासारखी त्या मनुष्यांची गति 


बाहेरल्या हद्दीवर ते येऊन पाहतात तों तेथें एक | होल; अगर ज्या इस्राएलांचा संहार झाला आहे 
माणूसहि नव्हता. ६ कारण परमेश्वराने रथ, घोडे व , त्यांच्यासारखी त्यांची स्थिति होडेळ. १४ मग दोन 
प्रचंड सैन्य यांचा गलबला अरामी सेनेच्या कानीं पाडला; | रथ व घोडे जुंपून आणिले आणि राजानें अरामी सैन्या- 


तेव्हां ते ऑए्सांत म्हणाले, पाहा, इस्लाएलाच्या राजानें | 
हित्ती व मिसरी राजे द्रव्य देऊं करून बोलाविले आहेत; 
७ महणून त्यांनीं संध्याकाळीं उठून पलायन केलें; आपले 
डेरे, घोडे च ग्राढवें जागच्या जागीं टाकून व छावणी 
सोडून ते आपला जीव घेऊन पळाले. ८ छावणीच्या | 
बाहेरल्या हॅददीशीं आल्यावर चया कोल्यांनीं एका तंबूंत 
जाऊन तेर्थे खार्णेपिर्णे केलें आणि- त्यांतून रुपें. सोनें । 
व वक्लें नेऊन लपवून ठेविली; मग परत येऊन ते दुसऱ्या | 
डेऱ्यांत गेळे, आणि त्यांतूनहि माळ नेऊन त्यांनीं 
छपक्षल्लू ठेविला, ९ मग ते आपसांत म्हणूं लागले, 
आपण करीत आहों तें बरें नाहीं; आज शुभवार्ता 
आळविण्याचा दिवस आहे, पण-जापण अच् बसलों 
आहों. सकाळ होईपर्यंत -कापण थ.बर्लो तर आपल्याला 
शासत होईल; तर चला, आपण' राजवाड्यांत जाऊन 
हे कळवूं. 3३० त्यांनी जाऊन नराच्या वेसकऱ्यांस 
हाक मार्क सांगितलें, आह्ही अरामी लोकांच्या 
छाबणींकडे- गेलो होतों, तो फश, तेथें एकहि मनुष्य | 
नाहं; मनुष्यांचा शब्दहि नाहीं; तेथें घोडे व गाढवे : 
हीं ब्रांधून ठेविलेठीं आहेत, डेरेहि जद्याचे तसेच आहेत. 
११  सेव्हां वेसकल्यांनी पुकारून राजमंदिरांत ही 
अवर पोंचविली. १२९ राजा रात्रीचा उठून आपल्या 
सेवकांस म्हणाला, अरामी लोकांचा काय विचार आहे 








मार्गे कांहीं लोक पाठविले; त्यानें त्यांस सांगितलें, 
काय आहे तें पाहून या. १५ ते यादेनेपर्यंत त्यांच्या 
मागून गेळे आणि पाहतात तों अरामी लोकांनीं 
आपलीं वक्लेंपात्रें गडबडींत रस्ताभर टाकून दिलेलीं 
त्यांस आढळलीं. जासूदांनीं परत जाऊन राजास हें 
सांगितलें. १६ तेव्हां लोकांनीं बाहेर पडून अरामी 
लोकांचे डेरे छुटिले. याप्रमाणें परमेश्वराच्या वचनानुसार 
एका शेकेलास भापभर सपीठ व एका शेकेलास दोन भापें 
सातू विकू लागले. १७ राजाच्या हाताजवळ जो सरदार 
होता त्यास वेशीवर नेमले होतें. वेशींत लोकांची गर्दी झाली 
तींत. त्यांच्या पायांखालीं सांपडून तो मेला; राजा 
देवाच्या माणसाकडे आला होता तेव्हां त्यानें त्यांस जें 
सांगितलें होतें त्याप्रमाणें झालें. १८ देवाचा माणूस 
राजास म्हणाला होता कीं उद्यां ह्याच वेळेस शोमरोनाच्या 
वेशींत एकरा होकेलास दोन मार्पे सातू व एका 
शेकेळास एक माप सपीठ मिळेल, तसेंच झालें; १९ त्या 
सरदौराने देवाच्या म्राणसास म्हटळें. होतें कीपर” 
श्वसन आकारकपारदे. उघडिलीं तरी अस प्रकार होईल 
काय 2 व्यास त्यानें प्रत्युत्तर दिलें होतें की तू आपल्या 
डोळ्यांनी हे पाहील पण त्यांतळें कांही. खावयाचा 
नाहींस. २० त्याम्रमाणेच त्याचें झाटे; वेशीत लोकांन्नी 
गर्दी झाली होती त्यांच्या पा्यांखालीं सांपहून तो मेला. 


४०१" 


अ० ८५१--१९ 


२ राजे 


*.द्ब्ब्व्व्व्ड्न्ड्व_ााााश्ाााायलयचयय??तॉ0४0णण?0?0?)0२070२07२पा२पतत>>.:वयवयबब्ड्बबव्वववव- 


३ ज्या स्रीच्या मुलास अलीशानं जीवंत केलें 
र होतें तिला त्यानें सांगितलें, तू आपल्या घरची 
मंडळी घेऊन सोइस्कर होईल त्या देशांत जाऊन 
राहा, कारण परमेश्वर दुष्काळ पाठविणार आहे वतो या 
देशांत सात वर्षे चाळू राहावयाचा आहे. २ देवाच्या 
माणसाच्य़ा या सांगण्याप्रमाणे ती ल्री आपल्या धरची 
मंडळी घेऊन पलिष्टयांच्या देशीं जाऊन सात पर्षें राहिली. 
२ सात वर्षें लोटल्यावर दी खी पलिष्ट्यांच्या देशाहून 
परत आळी आणि आपलें घर व जमीन यांच्यासंबंधानं 
फयाद घेऊन राजाकडे गला. ४ त्या प्रसंगीं राजा 
देवाच्या माणसांचा चाकर गेहजी याजशीं ब्योलत 
होता आणि अलीशानें जीं मॉठींभोठीं कृत्यें केलीं त्यांचें 
वर्णन कर असें तो त्य़ास सांगत होता. ५ अलीक्यानें 
एका मतास जीवंत केल्याचे तो राजास सांत्रत होता 
तोंच जिचा मुलगा . त्यानं जीवंत केला होता तीच 
स्त्री तथे आली आणि आपले घर व जमीन यांच्या- 
रुंबंधानें तिने राजापा्शी किर्याद केली. गेहजी म्हणाला, 
स्वामीमहाराज, हीच ती स्री आणि अलीझशाने जीवंत 
केलेला हाच तो मुलगा. £ तेव्हां तुला काय पाहिजे असें 
राजानं विचारिल्यावर तिनें आपली हकीकत त्यास 
सांगितला. राजानें एका अमलदारास तिंजवरोषर 
पाठविलें: त्यास त्याने सांगितलं, तिचें जें कांहीं आहे 
तें सर्व आणि तिने देश सोडिला तेव्हांपासून आज- 
पर्यंतचे तिच्या शेताचे उत्पन्न तिला मिळवून देण्याची 
तजवंबज कर. 

» मम अलीशा दिमिष्कास गेला; त्या समयी 
अरामाचा राजा बेन-हदाद दुखण्यास पला होता: तेव्हां 
क्षेक्त्रा माणूस भाला आहे असें कोणीं जाऊन त्यास 
सांगितलं. ८ तेव्हां राजाने हजाएलास स्ांगितरूं, हातीं 
नजराणा घऊन वाच्या माणसाच्या भेटीस जा 'थुफ्रन 
त्याच्याद्रार परमेश्वरास प्रश्नतःकैर कॉ मी या रोगांतून 
बरा होईन क्राय &0७-< तेव्हां हजाएल दिमिष्कांतील 
सर्वे उत्तम उततम वस्तु चाळीस उंटांवर लादून त्याच्या 
भेटीस गेला व त्याच्यासमोर उभा राहून म्हणाला, 
तुझा पुत्र अरामाचा राजा बेन-हदाद यानें तुला असें 


बिचारावयास' मला पाठविलें आहे कीं मी या रोगांतून 
पार पडेन कीं नाहीं £ १० अलीशा त्यास म्हणाला, तूं 
जाऊन त्यास सांग, तूं खात्रीनें बरा होशील; तथापि 
परमेश्वराने मळा कळविलें आहे कीं तो अवश्य मरणार. 
११ तो त्याजकडे एकसारखी टक लावून पाहूं लागला: 
त्यानं इतकी टकर लाविली कीं तो भांबावून गला: आणि 
देवाचा माणूस रडूं लागला. १२ हजाएलानं विचारिले. 
गाझे स्वामी कां रडत आहेत ६ त्यानं म्हटले, तू इसख्रा- 
एळ लोक्रांस उपद्रव ढेणार: त्यांची तटबंदी नगरें तुं 
जाळून टाकणार, त्यांचे तरुण पुरुष तरवारीने 
अधणार; त्यांचीं मुलंबाळें तूं आपट्न मारणार; त्यांच्या 
गर्भवती स्त्रिया तू चिरून टाकणार; हें सर्वे मला 
ठाऊक आहे म्हणून, १३ हृजाएल म्हणाला, आपला 
दास तर केवळ कुत्रा आहे; तो असलीं भारी कृत्यें कशीं 
करणार £ अलीद्या म्हणाला, तूं अरामाचा राजा होणार 
हें परमेश्वराने मला कळविलें आहे. १४ तो अलीशा- 
पासून निघून आपल्या धन्याकडे गोला; त्याने त्यास 
बिचारिलं, अलीज्ा तुला काय म्हणाला, त्यानें उत्तर 
केलें करो आपण खात्रीनें बरें व्हाल असें त्याने सांगितलं. 
१५ दुसऱ्या दिवशी त्याने एक रजई घेऊन व ती 
पाण्यांत भिजवून त्याच्या तोंडावर पसरली; तेव्हां त्यामुळे 
तो मरण पावला; त्याच्या जागीं हजाएल॑ राजा झाला. 

१६ इस्राएलाचा राजा अहाब याचा पुत्र योराम 
याच्या कारकोरदींच्या पॉंच्च्या वर्षी यहोशाफाट 
यहूक्त्वा राजा होता त्या वेळीं त्याचा पुत्र यहोराम हा 
राज्य करूं लागला. १५७ छं अत्तीस वर्षांचा असतां 
राज्य करूं लागला; त्यानें यरदालेमांत आठ वर्षे राज्य केलें. 
१८ अहाबाच्या घराण्याप्रमार्णे, इत्लाएलाच्या राजांच्या 
रीक्लत्रमाणे तो चालला; त्यानें 'अहाबाच्या कन्येशी 
लग्न केलें; परमेश्वराच्या ड्टीनं जें वाईट' तें त्याने केलं. 
१९ तथापि आपला सेवक. दावीद याच्यास्तब*्यहूदाचा 
नाश करावासें परमेश्वय़्ला वाटल नाही, कारण त्याने 
त्यास क्रबन दिले होतें कीं मुद्या सैतानाच्या ठाक 

१ पाठभेदः बरा होणार नाहींसे हें खास; कारण 
परमेश्वराने 





व्ट 


२ राजे 





मी तुझा दीप कायम ठेवीन. २० त्याच्या कारकीर्दीत 


अदोभाने यहूदाचें स्वामित्व झुगारून देऊन आपला. 


एके राजा नेमिला. २१ तेव्हां योराम आपले सर्च रथ 
बरोबर धेऊन साईर येथे गेला; ज्या अदोमी लोकांनीं 
. त्यास घेरिळें होतें त्यांस व रथाच्या नायकांस त्यानें 
रात्रीच्या वेळीं उठून मार दिला; तेव्हां लोक आप 
आपल्या डेऱ्यांकडे पळून गेले. २२ अदोमानें यहूदाचें 
स्वामित्व झुगारून दिलें; ते आजवर तसेंच आहे. -य़राच 
सुमारास लिब्नानें यहूदाचें स्वामित्व झुगारून दिल. 
२२ योरामानें केलेल्या बाकीच्या गोष्टी व. त्याने केलेलीं 
सगळीं कामें या सर्वांचे वर्णन यहूदाच्या राजांच्या 
बखरींत केलें आहे, नाहीं काय ९ २४ नंतर योराम 
आपल्या .पितरांजवळ जाऊन निजला; त्यास दाबीद- 
पुरांत त्याच्या पूर्वेजांमध्यें मूठमाती दिली; त्याचा पुत्र 
अहज्या हा. त्याच्या जागीं राजा झाला. 

२५ अहाबाचा पुत्र. हख्ताएलाचा राजा योराम याच्या 
कारकीर्दीच्या बाराव्या . वर्षी यहूदाचा राजा मझहोराम 
याचा पुत्र अहज्या हा राज्य करूं लागला. २६ अंहज्या 
राज्य करू लागला तेव्हां तो बावीस वर्षांचा होता; 
त्यानें यरुदालेमांत एक वर्धे राज्य केलें. त्याच्या आईचें 
नांव अथल्या; ही इस्राएलाचा राजा अश्री याची नात. 
-२७. त्याची चालचलणूक. अहाबाच्या घराण्यासारखी 


होती,;. आणि अहाबांच्या. धराण्याप्रमार्णेच परमेश्वसच्या: 


दृष्टीनें जें वाईेट तें त्यानें केलें, ,द्वारण अहाबाच्या 
घराण्याचा तो. जामात होता. . २८--तो अहाबाचा पुत्र 
योराम याच्याबरोबर रामोथ-गिलाद येथें अरामांचा राजा 
हजाएल याशीं लढावयास गेला; तेव्हां अरामी लोकांनीं 
योरामास घायाळ केलें. २९ योराम राजा हजाएलाशीं 
रामा येथें लढतांना 'अरामी लोकांच्या. हातून जे 
घाय: त्यास झाले होते ते बरे व्हावे म्हणून तो इज्रेल 
-येथें गेळा. अहाबाचा पुत्र योराम हा इज्रेल येथं 
आजारी होऊन पडला होता म्हणून यहूदाचा राजा 
यहोराम याचा. पुत्र..अहज्या त्याच्या समाचारास गेला. 
*-. _ १ नुंतर अलीशा संदेष्टयाने संदेष्ट्यांच्या शिष्यां- 

९ पेकी एकास बोलावून सांगितळें, कमर बांध आणि 
हीं तेलाची कुपी हातीं घेऊन रामोथ-गिलांद ग्रेथे 


“९. नबाटाचा 
'बाह्या यांच्याः- घराण्यांसारखें मी अहाबाच्या घराण्याचें 


य 


अर ८४१९९५१२२९ 


ट्म--::::८२::<--:<<>:>>-२२->->__>_>_>_:::-::::--।-_>_>>>>>><<<<<<५५७०. 
जा. २ तेथें पोहचल्यावर येहू बिन येंहीशोफाट बिन 
निमशी यास शोधून काढ; मग आंत “जाऊन त्याला 
त्याच्या भाऊबंदांतून उठवून आंतल्या खोलींत. घेऊन 'जा.. 
३ मग ही तेलाची कुपी घेऊन त्याच्या मस्तकांवर ओत 
व असें बोल: परमेश्वर म्हणतो, तूं इस्राएलाचा राजा 
व्हावें म्हणून मीं तुला अभिषेक केला. आहे; मग दार 
उघडून पळ काढ, थांबू नको. ४ नंतर तो तरुण संदेष्टा 
रासोथ-गिलाद येथें गेला. ५ तो तेथें जाऊन पोहंचतो 
तों तेथें सैन्याचे सरदार. बसळे आहेत असें त्याला 
दिसून आलें; तेव्हां तो म्हणाला, हे. सरदारा, तुला 
कांहीं सांगावयाचें आहे. येहूनें विचारिरें, आम्हां सगळ्यां- 
तून कोणाला १ तो म्हणाला, हे संरदारां, तुला. 
६. तेव्हां तो उठून घरांत . गेल्यावर त्या शिष्यानं 
त्याच्या मस्तकावर तेल ओतून म्हटलें, इत्वाएलाचा देव 
परमेश्वर म्हणतो, मीं तुला परमेश्वराच्या. लोकांचा 
म्हणजे इत्लाएलांचा राजा व्हावें म्हणून अमिषेक केला 
आहे; ७ इजबेलीच्या हातून माझे सेवक जे संदेष्टे . 
आणि परमेश्वराचे दुसरे सवे सेक्क यांचा रक्तपात 
झाला आहे. त्याचा. . मला - सूड घेणें. आहे, म्हणून 
आपला. धनी अहाब - याच्या घराण्याचा 'तूं संहार कर. 
८  अहाबाच्या सर्वे. घराण्याचा समूळ नाश होईल; 
अहाबाचा प्रत्येक मुलगा, मग तो इस्राएलाच्या अटकेत 
असो कीं. मोकळा असो, त्याचा -मी. उच्छेद करीन; 
पुत्र . यराबाम व. . अहीयाचा पुत्र 


करीन; १० इज्नेलाच्या भूमीवर इेजबेलीस कुत्री 
खातील; तिला पुरावयास कोणी असणार नाही. 
मग दार उघडून त्यानें पळ काढिला. ११ य्रेहू बाहेर 
आपल्या धन्याच्या सेवकांकडे आला तेव्हां एकानें 
त्यास विचारिळें, सवे कांहीं ठीक आहे ना? तो वेडा 
तुझ्याकडे कां आला होता १ तो त्यांस म्हणाला; तो 
मनुष्य कोण व त्याचा संदेश काय हें तुम्हांस माहीत 
आहेच. १२ ते म्हणाले, भलतेंच; काय आहे तें 
आम्हांस सांग. तो म्हणाला, त्यानें मला असें असें 
सांगितलें. परमेश्वर म्हणतो, तू इख्राएलाचा राजा 
व्हाचे. म्हणून मीं तुला अभिषेक केला आहे. 


०९ 


अ०« ९:१३-३३८ 


वरं उतरून. त्याच्या पायाखाली -- पायऱ्यांवर 
पसरिलीं आणि. करणा. वाजवून येहू - राजा झाला 
असा पुकारा केला. १४ या प्रकारें येहू बिन. यहो 
झाफाठ बिन निमूशी यार्ने योरामाविरुद्ध: फितुरी केली. 
९ त्या समयी. योराम सवे इस्लाएलासह अरामाचा राजा 
हजाएल याच्या. भीतीमुळे रामोथ-गिलादाचें रक्षण 


करीत होता; १५ पण अरामाचा राजा हजाएल याशीं, 


लढतांना . योरास॑- राजास अराम्यांच्या हातून जे घाव 
लागले होते. ते संवे बरे व्हावे म्हणून तो इश्रेलास 'परत 
गेला . होता. .) -येहू म्हणाला, तुमच्या: मनास येईल 


तर या नगरांतून कोणालाहि. इज्रेलास हे कळविण्यासाठी, 
निसटून जाळं देऊं नका. १६ येहू रथांत बसून इजेलास: 


गेला; तेथें .योराम पडून होता आणि- यहूदाचा राजा 
अहृज्या ह्या त्याच्या भेटीस आला होता.; १७ इंज्रेल 
येथील बुरुजावर: पहारेकरी. उभा होता. त्यानें. येह येत 


होता त्याची'..टोळी--पाहिली; तेव्हां. त्यानें कळविठे “की. 


मला एक टोळी दिसत. आहे... तेव्हां योराम म्हणाला 


एक स्वार. पाहून त्याजकडे ' पाठीव,; स्यालाःसांग कीं सर्वे: 
कांहीं ठीक आहे*ना, असें त्याला विचार: १८ तेव्हां 


त्याला भेटावयास: एक : जण घोड्यावर बसून. गेला व 
त्याला: ग्हणाला,. राजा. असें विचारतो कीं. सर्वे कांहीं 
ठीक.. आहे. काक? ।येहू म्दणाळा, ठीक आहे. किंवा 


नाहीं याची. तुला काय 'पंचाडेत-१ चल; 'माश्यामा्गे 
हो. तेव्हां. फह्यरेकऱ्यानें सांगितलें"्की  जातूद' त्यांजकडे 


गेला आहेः पण तो कांहीं परत आला नाहीं. १९ मग त्यानें 
दुसरा स्वार पाठविला; तो त्याजपाशीं जाऊन म्हणाला, 
राजा विचारितो कीं सवे कांहीं ठीक आहे काय ६ येहूने 


त्यास म्हटळें, ठीक आहे. किंवा नाहीं याची तुला काय. 


पंचाईत ? चल, माझ्यांमागें हो. २० तेव्हां पहारे- 
'कऱ्याने सांगितलें: तोहि त्यांच्याकडे गेला आहे पण परत 
आला नाहीं. त्याचें रथ हाकणे, निमकीचा पुत्र. येहू 
याच्या रथ हाकण्यासारखें आहे; तो मोठ्या सपाद्याने 


रथ हाकीत आहे. २१ योराम म्हणाला, रथ. तयार 


- १ सुळांतः १५, १७, व २१-२४ यांत यहोराम. 


ऱैराजे 


१३ ह ह क वका का तल 1: - त्यांनी त्वरा करून आपआपली !।.करा;- तेव्हां त्यांनी त्याचा रथ तयार केला.. इस्ञा- 


एलाचा राजा योराम आणि. यहूदाचा रागा अहज्या हे 
आपझापल्या रथांत बसून येहूठा भेटावयास गेले 
इज्लेलकर नाबोथ याच्या शेतांत त्यांची गांठ. पडली. 


२२ योरामानें येहूस पाहिलें तेव्हां तो म्हणाला, येहू, 


सर्वे कांही. ठीक आहे ना येहू म्हणाला, तुझी 


आहे. हेजबेल हिचे व्यभिचार व गारुर्डे यांचा सपाटा 


जोपयंत . चालला आहे तोंपर्वैत ठीक कर्सें असणार १ 
२३ हें. ऐकून योरामानें आपला रथ फिरवून पळ 
काढिला व अहज्यास म्हटलें, अहज्या, दगा रे दगा ! 
“२४ येहूर्ने आकण धनुष्य ओढून योरामाच्या बाहूंच्या 
दरम्यान असा बाण मारिला कीं तो त्याचा ऊर फोडून 
गेला आणि तो र्‍थांत कलुंडून पडला. २५ तेव्हां येहूने 
आपला सरदार बिदकर यास सांगितटें, त्यास उचळून 
इज्ञेली नाबोथाच्या . शेंतांत फेकून 'दे; त्याचा बाप 
अहाब - याच्या मागून तू. आणि मी. र॒थांतून चाललीं 


:भसंतां परमेश्वराने त्याला. शासन सांगितलें होतें तें. 


आठीव; २६ परमेश्वर म्हणाला, काल नाबोयाचा व 
त्याच्या 'पुन्नांचा खून झाला तो मीं पाहिलाच आहे; 
परमेश्वराचे हे म्हणणें आहे की याच शेतांत मी तुला 
याचा बदला देईन. यास्तव परमेश्वराच्या. वचनानुसार 
याठा उचळून त्या झोेतांत. टाक. २७ हें पाहून 
यहूदाचा राजा अहज्या हा बारगेतीळ. भवनाच्या रस्त्याने 
फ़ळून गोला. वेड्स त्याचा पाठलाग कलून म्हटलें, त्यालाहि 
रथांतच ठार करा. त्यांनीं त्यास इब्लामाजवळीठ 
गुरघाटांत मार दिला. तो. तसाच मगिद्दोपर्यंत पळून 
जाऊन तेथें मेला. २८ तेव्हां त्याच्या चाकरांनीं त्यास 
रथांत घाळून यरूकालेमास नेळें आणि दावीदपुरांत 
त्याच्या वडिलांच्या थडग्यांत त्यास मूठमाती दिली. 

२९ अहाबाचा पुत्र योराम याच्या कारकीर्दीच्या 
अकराव्या वर्षी अहज्या यहूदावर राज्य करू 
लागला होता. 

३० येह इज्ञेलास आल्याचे इजबेलीनें ऐकले 
वेव्हां ती डोळ्यांत सुरमा घाळून व सस्तक रंगारून 
खिडकींतून बाहेर पाहत बसली. ३१ येह फाटकाजवळ 


४१० 


२्राजे 


अर ९४१३११-१०१४ 





आंला तेव्हां. ती म्हणाली, : आपल्या धन्याचा खून 
करणाऱ्या जिश्री, सर्व कांहीं ठीक आहे काय १ ३२ येहूंने 
चर खिडकीकडे तोंड करून म्हटलं, माझ्या पक्षाचा 
कोणी आहे काय: तेव्हां दोघां खोज्यांनीं त्याजकडे 
खिडकींतून डोकावलं. ३३ त्यानं त्यांना सांगितलें, 
तिला. खाली. टाका. त्यांनीं. तिला खालीं टाकिले, 
तेव्हां तिचें कांडी. रक्त भिंतीवर वे घोल्यांवर पडलें 
आणि त्याने. तिला पायाखाली. तुडविलं, ३४ मग तो 
आंत. जाऊन . खाऊनंपिऊन म्हणाला, जा; ती झापित« 
स्री कोठें आहे तें पाहा व तिला मूठमाती द्या, कारण ती 
राजकन्या आहे. ३५. तिला मूठमाती देण्यासाठीं ते 
गेले तेव्हां तिची करोटी, पाय व हाताचे तळवे. 
यांखेरीज तिचें त्यांस कांहीं सांपडलं नाहीं. २६ त्यांनीं 
परत येऊन त्यास. हे. कळविलें. तेव्हां तो म्हणाला, 
परमेश्वराने आपला सेवक एलीया तिरबी याच्या द्वारें जें 
वचन सांगितले होतें त्याप्रमाणे हें घडलें. त्यानं म्हटलं 
होतें: इज्रेलाच्या शेतांत कुत्रीं इजबेलीचें मांस खातील. 
३७ ईजबेलीचें, मढे इज्रेलांतील शेतांत खताप्रमाणें 
पडून राहील; ही इजबेल आहे असें कोणी 
ओळखणार नाहीं. 
१ अहाबाचे सत्तर पुत्रपौत्र शोमरोनांत 
- ६ ७ राहत असत. 'येहूनें इन्नेळ येथील वडील जनां- 
कीं जे अधिकारी होते त्यांस आणि अहाबाच्या 
पुत्रांची निगा करणें ज्यांकडे होते त्यांस पत्रें लिहून 
झशोमरोनास पाठविली; त्यांत असें. म्हटलें होतें : 
२ तुमच्या धन्याचे. पुत्रपौंत्र तुम्हांमध्यें राहत आहेत; 
तुमच्या स्वाधीन रथ, घोडे, तटबंदी नगर व हत्यारेंहि 
आहेत; तर हें पत्र तुम्हांस पोहंचतांच ३ तुमच्या 
_ न्याच्या. पुत्रांपेकी जो उत्तम -व योग्य असेल त्यास 
निवडून त्याच्या बापाच्या गादीवर बसवा आणि तुमच्या 
धन्याच्या कुळासाठीं युद्ध करा. ४ यावरून ते आतिं- 
शयित घाबरले; ते . म्हणाले, ह्याच्यासमोर दोन राजांचा 
टिकाव लागला नाहीं, तर आमचा कसा लागेल १ 
५ . मग . राजाचा खानगी कारभारी, नगरचा अधिकारी, 


तेथील वडील जन आणि त्या मुलांची निगा करणारे या. 


सर्वांनी येहूला सांगून पाठविले को आम्ही आपले दास 
आहो; आपण आम्हांस सांगाल तें आम्ही ररू, आम्ही 
कोणासहि राजा करणार नाहीं; आपल्या नजरेस बरें 
दिसेल तें करा. ६ भग त्याने त्यांस दुसर्‍यांदा पत्र 
लिहून पाठविलें, तें असें: तुम्ही माझ्या पक्षाचे 
असल्यास व माझें. म्हणणें मानीत असल्यास आपल्या 


| धन्याच्या पुत्रपौत्रांचीं शिरे छेदून उद्या ह्या वेळेपर्यंत 


मजकडे इज़ेल येथें. हजर व्हा. राजपुत्र सत्तर होते, 
त्यांची. निगा करणाऱ्या. . नगरांतल्या थोर लोकांजवळ 
ते. राहत असत. ७ तें पत्र त्यास जाऊन पोहंचतांच 
त्यांनी. त्या सत्तर राजपुत्रांस पक्रडून त्यांचा वध केला 
आणि त्यांचीं. शिरे टोपल्यांत धाळून त्याजकडे इज़ेल 
येथें पाठवून, दिलीं. ८ एका जासुदानें त्यास जाऊन 
सांगितळें, राजपुत्रांची शिरे हजर आहेत. त्यानें त्यास 
सांगितलं, वेशीपाशीं त्यांच्या दोन राशी. करून 
सकाळपर्यंत ठेवा. ९. सकाळीं तो बाहेर जाऊन उभा 
राहिला व सवे. लोकांस म्हणाला, तुम्ही न्यायी आहा; 
मी. आपल्या स्वामीचा द्रोह करून त्याचा घात केला, पण 
या. सर्वाचा वध कोणीं केला १ १० हें पर्के समजा की 
अहाबाच्या घराण्याविषयीं परमेश्वर जें म्हणाला आहे 
त्यांतला. एकहि शब्द व्यर्थ व्हावयाचा नाहीं. परमेश्वराने 
आपला सेवक एलीया याच्या द्वारें जे सांगितलें ते त्यानें 
केलें. आहे. ११ इज्रेल येथें अहाबाच्या घराण्यांतील 
जे लोक उरले होते ते सवे, त्याचे सर्व थोर पुरुष, जिव- 
लग मित्र व याजक हे येहूनें वघिले, त्यांतला एकहि शेष 
राहूं दिला नाहीं.. १२ मग तो उंठून शोमरोनास जावयास 
निघाला. मार्गांत येहू मेंढपाळांच्या ठोकर कातरण्याच्या 
वाड्यानजीक आला असतां, १३ यहूदाचा राजा अहज्या 
याचे भाऊ त्यास मेटले; तेव्हां त्यानें विचारिलें, तुम्ही 
कोण ६ त्यांनीं सांगितलं, आम्ही अहज्याचे भाऊबंद आहों. 
आम्ही राजपुत्रांच्या व राजमातेच्या पुर्त्नांच्या समाचारास 
चाललो आहों. १४ तेव्हां त्याने सांगितलें, यांस जीवंत 
पक्रडा. त्यांनीं त्यांस जीवंत पकडिलें; त्या चाळीस पुरुषांस 
त्या मेंढरें कातरण्याच्या जागेजवळील हौंदानजीकर जिवें 
मारण्यांत आर्ले: त्यानें त्यांतला एकहि जीवंत ठेविला नाही. 


४११ 


अ« १०५१५-३५ 


२ राजे 





-१५ तो तेथून निघाल्यावर रेखाबाचा पुत्र यहो- 
नादाब त्याच्या भेटीस येतांना त्यास आढळला; त्यानें 
त्याचें क्षेमकुदाळ विचारिल्यावर त्यास म्हटलें, तुझ्या- 
विषर्यी माझें मन जसें शुद्द आहे तसें तुझें आहे काय: 
यहोनादाच म्हणाला, आहे. मग तो म्हणाला, असें 
असेल तर मला तुझा हात दे. त्यानें त्यास हात दिला 
आणि आपल्या: रथावर घेतलें. १६ तो त्यास म्हणाला, 
मजबरोबर चल; - परमेश्वराप्रीत्य्थ मला किती उत्कट 
आस्या आहे. ती पाहा. या प्रकारें त्यानें त्याला रथांतबस- 
वून घेतळें.. १७ परमेश्वराने एलीयास सांगितलें होतें त्या 
वचनानुसार येहूनें शोभरोनांसं::येऊन अहाबाचे जितके 
लोक तेथें शेष 'राहिळे होते' त्या सर्वांचा वच कलन 
अहाबास नांमशेष 'कैटें. १८ नंतर येहूनें सवे लोकांस 
जमा करून -सोंगितलें, अहाबाने बालसूर्तीची सेवा 
थोडी केली;' यहू' सेवा फार. करणार. १९ तर' आतां 
भालमुर्तीचे सव संदेष्टे, सवे उपासक आणि सवै याजक 
यांस मजकडे बोलावून आणा, त्यांतला. कोणीहि मागें 
राहु. देंऊ नका; बालाप्रीत्यर्थ मला. महायज्ञ करावयाचा 
आहे. जो” कोणी' मागे राहील :त्यास देहांतविश्षा 
:होहेल. बालमूर्तीच्या सर्वे उपासकांचा संहार करावा 
म्हणून येहूनें ही कपटयुक्ति योजिली. २० येहू म्हणाला, 
चालाप्रीत्यर्थ एक. पवित्र ' महासभा भरवा; तेव्हां लोकानी 
दौंडी पिटिली. २१ येहूनें सव इस्लाएलांत जासूद 
पाठविले; तेव्हां बालमूर्तीचे सर्वे उपासक आले, त्यांतला 


बाहेर ठेविले होते त्यांस त्यानें सांगितलें की जीं माणसें 
मी. तुमच्या हवाली करीन त्यांतला कोणीं निसटून गेला 
तर जो त्यास जाऊं देईल त्याचा. प्राण त्याच्याऐवजी 
घेण्यांत येईल. २५ होमबलि आर्पिण्याचें संपलें तेव्हां 
येइन पहारेकऱ्यांस व सरदारांस सांगितलें, कीं आंत 
जाऊन त्यांचा वघ करा; एकासहि बाहेर जाऊ देळं 
नका. तेव्हां त्यांनीं तरवारीच्या धारेखालीं त्यांचा संहार 
केला; त्या पहारेकऱ्यांनीं व सरदारांनी त्यांस बाहेर 
फेकून दिलें आणि बालाच्या देवळाच्या गढीत ते गेले, 
२६ बालाच्या देवळांत .जे स्तंभ होते ते त्यांनीं बाहेर 
काहून जाळून टाकिले. २७ त्यांनीं बालाच्या. मूर्ति- 
स्तंभाचा भंग केला, आणि त्याचें देऊळ मोडून त्याचा 
पायखाना केला; तो आजवर आहे. २८ या प्रकारें 
येहूनें इख्राएह लोकांतून बालमूति काहून टाकिली. 
२९ तथापि नबाटपुत्र यंराबाम यानें इखाएह लोकांस 
ज्या. पापकर्माच्या योगानें पाप करावयास लाविलें तीं 
पापकर्म, अर्थात्‌ बेथेळ व दान येथे असलेलीं सोन्याची 
वासरे यांचा नाद येहूनें सोडिला नाहीं. ३० परमेश्वर 
येहँस . म्हणाला, माझ्या दृष्टीनें जें बरें तें तू 
केलें आहे, माझ्या मनोद्याप्रमाणें तू अहाबाच्या 
धराण्याचें. केळें आहे म्हणून तुझ्या चौथ्या पिढीपर्यंत 
तुझे वंदज. इस्राएलाच्या गादीवर. बसतील; ३१ पण 
येहूने इत्राएलांचा :देंव परमेश्वर याच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे 
चालण्याची पूर्ण मनानें खबरदारी घेतली नाहीं. 


एकहि आल्यावांचून राहिला नाहीं. ते सवे बाळाच्या | यराबामानें इस्वाएलाकडून ज्या कर्माच्या योगानें पाप 


देवळांत जमा झाले; तेव्हां बालाचें देऊळ येथूनतेथून 
सगळें ग्ध भरलें. २२ वत्रभांडाराचा कारभारी होता 


त्यास त्यानें सांगितळें, बालाच्या उपासकांसाठी वरते 


भांडारांतून काढ. तेव्हां त्यानें त्यांच्यासाठी वरले 
काहून आणिलीं. २३ नंतर येहू आणि रेखाबाचा पुत्र यहो- 





करविळें त्यांचा नाद त्यानें सोडिला नाहीं. 

३१९ त्या काळीं परमेश्वर इख्राएलाची छाटाछॉट करूं 
लागला; हजाएलानें इस्राएलाच्या सार्‍या मुलखांत त्यांस 
मार दिला; ३३ यार्देनेच्या पूर्व थडीकडीळ सर्वे गिलाद 
देश आणि गादी, रऊबेनी, व मनशछो यांचा देश म्हणजे 


नादाब हे बालाच्या ' देवळांत गेले; येहू बालाच्या । आणांन खोऱ्याजवळील अरोएरापासून निलाद व 

उपासकांस म्हणाला, येथे तुम्हांबरोबर परमेश्वराचे कोणी । बाशान येथपर्यंतचा सवे प्रदेश त्यानें घेतला. 

उपासक . आहेत किंवा संव केवळ बालाचे उपासक । ३४ येहूच्या बाकीच्या गोष्टी, त्यानें केलेलीं सवे कृत्ये, 

आहेत हे. तपासून पाहा. २४ मग ते यज्ञ करण्यास व त्याचा सर्वे पराक्रम या सर्वांचे वर्णन इखाएलाच्या 

होमबल्ि अपिण्यास आंत गेळे. इकडे येहूनें ऐशीं पुरुष ; राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय£ २५ येहू 
डपेरे 


२राजे 


अ० १०५१३५-११५१९ 





आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला तेव्हां लोकांनीं 
त्यास शोमरोन येथें मूठमाती दिली. त्याच्या जागीं त्याचा 
पुत्न यहोआहाज हा गादीवर बसला. ३६ येहूनें 
शोमरोनांत इस्लाएलावर अट्रावीस वषे राज्य केलें. 
१ अहज्याची आई अथल्या हिनें आपला 
१ ९ पत्र मेळा आहे असें पाहिलें तेव्हां तिनें उठून 
सवे राजवंशाचा संहार केला. २ तरी योराम 
राजाची कन्या व अहज्याची बहीण यहोशेबा हिनें 
अहज्याचा पुत्र योबाश यास त्या वधावयाच्या राजपुत्रां- 


तून चोरून नेलें आणि त्यास व त्याच्या दाईस बिछाने 


ठेवण्याच्या कोठडींत छपवून ठेविलें; अथल्येच्या इृ्टी- 


आड त्यास केल्यामुळें त्याचा वध झाला नाहीं. ३ यावर । 


परमेश्वराच्या मंदिरांत त्याला सहा वर्षे तिच्याजवळ 


'लपवून ठेविलें होतें. इकडे अथल्येने देद्यावर राज्य केलें. | 
“४ सातव्या . वर्षी यहोयादानें हुजरे आणि गारदी | 
यांच्यांतल्या शतपतींस बोलावूं . पाठविलें; त्यांस परमे- | 
श्वराच्य़ा मंदिरांत आणून त्यांच्याशीं करारः केला आणि ! 
त्यांच्याकडून आणभाक करवून त्यांस तो राजपुत्र 
दाखविला. ५ त्यानें त्यांस सांगितलें, तुम्हांस कराव- | 
। परमेश्वराच्या मंदिरांत तिचा वघ होऊं नये. म्हणून 


याचं तें हें: जे तुम्ही शब्बाथ दिवशी येत असतां 
त्या तुम्हांतल्या एक. तृतीयांहा लोकांनीं राज- 
मंदिरावर पहारा ठेवावा; ६ एक तृतीयांश लोकांनीं 
सूर वेशीवर पहारा ठेवावा आणि बाकीच्या एक 
तृतीयांश लोकांनीं पहारेवाल्यांच्या मार्गे वेशींत राहावें; 


या प्रकारें तुम्हीं मंदिराचा बंदोबस्त ठेवून नाकेबंदी . 


करा. ७ शाब्वाथ दिवशीं. तुमच्या ज्या दोन तुकड्या 
कामावरून जात असतात . त्यांनीं राजाभोवतीं राहून 
यरमेश्वराच्या मंदिराचें रक्षण करावें. ८ तुम्हीं सर्वानी 
हत्यारबंद होऊन राजाभोवतीं जमावे; कोणी पहाऱ्याच्या 
आंत आला. कीं त्यास मारून टाकावे; राजा आंत. 
बाहेर जाईल तेव्हां तुम्ही त्याजबरोबर असावें. 
९ यहोयादा याजकाने केलेल्या हुकमाप्रमार्णे त्या 
शतपतींनीं केलं; शब्बाथ दिवशीं जे ठोक कामावर 
यावयाचे होते व जे कामावरून घरीं जावयाचे होते 
ते. सवे घेऊन ते यहोयादा याजकाकडे आले. 





१० तेव्हां दावीद राजाच्या बरच्या व ढाली परमेश्व- 
राच्या मंदिरांत होत्या त्या याजकाने शतपतींस 
दिल्या. ११. ते पहारेवाळे हातीं हत्यारें. घेऊन 
मांदेराच्या दक्षिण कोपऱ्यापासून उत्तर कोपऱ्यापर्यंत 
वेदीच्या ब॒ मंदिराच्या जवळ राजासभोवार उभे 
राहिळे. १२ मग त्यानें राजकुमारास बाहेर आणिलें, 
त्याच्या शिरीं मुकुट ठेवून त्याच्या हाती आज्ञापट 
दिला; मग त्यांनीं त्यास अभिषेक करून राजा केलें 
व॒ टाळ्यांचा ग्रबर करून म्हटलें, राजा चिरायु 
होवो. १३. पहारेकऱ्यांचा व लोकांचा गलबला ऐकून 
अथल्या प्ररमेश्वराच्या मंदिरांत त्यांच्याकडे आली; 
१४. ती पहाते तों वहिवाटीप्रमाणें राजा उच्चस्थानीं 
उभा आहे; त्याच्यापाशी. सरदार व करणे वाजविणारे 
उभे आहेत ब सर्व लोक आनंद करून करणे वाजवीत 
आहेत असें तिच्या. दृष्टीस पडलें. तेव्हां अथल्या आपलीं 
वसले फाडून फितुरी रे फितुरी! असें ओरडली. 
१५ मग. ग्रहोयादा य्राजकानें. सेनेवर - असलेल्या 
शतपतींस आज्ञा केली कीं तिला सेनेच्या .रांगेंतून बाहेर 
काढा, तिच्यामागून जो जाईल त्याचा वध करा; 


याजकाने असें सांगितलें. १६ तेव्हां त्यांनीं. तिला 
जाण्यासाठीं...वाट केली . ब राजमंदिराकडे घोडे. ज्या 
वाटेने येत असत त्या वाटेनं ती बाहेर गेली; मग 
तेथें तिला जिवें मारिळे. 1. ता 

१७ यानंतर राजा व॑ प्रजा यांनीं परमेश्वराचे. लोक 
व्हावे म्हणून यहोयादाने त्यांजकडहून परमेश्वराशी 
करार करविला; तसाच त्यार्ने राजा व प्रजा. यांच्या- 
मध्येंहि करार करविला. १८ तेव्हां देह्यांतीलळ सवे 
लोकांनीं बालदेवताच्या देवळांत जाऊन तें मोडून 
टाकिले ब त्याच्या वेद्या व मूर्ति यांचा भुगाभुग्रा केला 
आणि बालांचा य़ाजक मत्तान याचा वेद्यांसमोर . वध 
केला. मग याजकाने परमेश्वराच्या मंदिराचे कामदार 
नेमिले, १९ 'आणि झतपति, हुजऱ्ये, गारदी व देझांतले 
सवे लोक यांस बरोबर घेऊन राजास. परमेश्वराच्या 
मंदिरांतूत उतरून खालीं नेलें आणि गारद्यांच्या वेशीच्या 


0: 


अं० ११३१९-१२५२० 


२ राजे 





ह्वारानेत्याळा राजमंदिरांत पोचविले; तेव्हां राजा 
राजासनावर बिराजमान झाला. २० अथल्येस राज- 
मंदिरापाशी तरवारीने वधिलें, तेव्हां सवे लोक 
आनंदित झाले व नगर शांत झालें. 
२१ यहोआश राज्य करूं लागला तेव्हां तो सात 
वर्षांचा होता. १ येहूच्या कारकीर्दीच्या सातव्या 
4 २ वर्षी यहोआझ्य राज्य करूं लागला; त्यानें चाळीस 
वर्षे यरुालेमांत राज्य केलें; त्याच्या आईचे 
नांव सिब्या; ही बेर-दोबा येथली. २ यहोआझालां 
यहोयादा याजकांची सल्लामसलत मिळत होती तोंवर 
परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें नीट तें तो करीत . होता. 
३ तरी त्यानें उच्चत्यारने काहून टाकिलीं नव्हतीं; आणि 
लोक अजून उच्चस्थानीं बलि अपौत व धुप जाळीत. 
४ यहोआझार्ने याजकास सांगितळें कीं समर्पण 
केळेला जेवढा पैसा परमेश्वराच्या मंदिरी येतो, म्हणजे 


गणती करितांना प्रेत्येके माणसाकडून | 


पेसा, प्रत्येक मनुष्याचे नवसाच्या. संबंधानें याजक 
मोळ ठरवील तो. पैसा आणि लोक परमेश्वराच्या 
मंदिरांत श्चु्षीनं आणीत. तो सर्व पैसा, ५ याजकांनी 
आपल्या ओळखीच्या लोकांपासून ' घ्यावा आणि 
मंदिरांत जी काय मोंडतोड झाली असेल तिची 
दुरुस्ती करावी. ६ असें असूनहि यहोआश राजाऱच्या 
कारकीर्दीच्या तेविसान्या वर्षापर्यंत मंदिराच्या -मोड: 
तोडीची दुरुस्ती झाली नाहीं. ७ तेव्हां यहोआश 
राजानें यहोयादा याजक व इतर याजक यांस बोलावून 
विचारिळें की मंदिराची मोडतोड झाली आहे तिची 
तुम्ही दुरुस्ती कां करीत नाहीं १ यापुढें आपल्या 
ओळखीच्या लोकांपासून पैसे घेऊन ठेवूं नका; तर ते 
मंदिराच्या दुरूस्तीसाठी देऊन टाका. ८ इतःपर 
याजकांनीं लोकांपासून पैसे घ्यावयाचे नाहींत आणि 
त्यांनीं मंदिराची दुरुस्तीहि करावयाची नाहीं, यास ते 
मान्य झारे; ९ पण यहोयादा याजकार्ने एक पेटी 
घेऊन तिच्या झांकणास एक भोक पाडिळें आणि 
ती परमेश्वराच्या मंदिरांत येणाऱ्यांच्या 
ह्वाताकडे वेदीजवळ ठेविली, प्ररमेश्वराच्या मंदिरांत 


उजव्या . 


जेवढा पैसा येत असे तेवढा द्वाररक्षक याजक 
त्या पेटींत टाकीत. १० नंतर पेटींत पुष्कळ पैसा 
झाला आहे. असें पाहून राजाचा चिटणीस व मुख्य 
याजक यांनीं येऊन तो परमेश्वराच्या मंदिरांत 
मिळालेला पैसा थैल्यांत बांधून तोलिठा. ११ तो पैसा 
तोळून जे परमेश्वराच्या मंदिराच्या दुरुस्तीचे काम 
पाहण्यासाठी नेमिलेले होते त्यांच्या हवालीं तो केला; 
त्यांनीं तो परमेश्वराच्या मंदिराचे काम करणारे सुतार व 
बांधकाम करणारे, १२ गवंडी व पाथरवट यांस दिला 
तसेंच इमारती लाकूड व घडलेले चिरे विकत घेण्यास 
व मंदिरांत मोडतोड झाली होती तिची दुरुस्ती करण्यांत 
खर्चिला. १३ जे पैसे परमेश्वराच्या मंदिरी येत ते 
सुप्याचे 'पेले, चिमटे, कटोरे, करणे अथवा सोन्या- 
रुप्याचीं पात्रे करण्यांत खर्चिले नाहीत; १४ तर 
ते सगळे पैसे कामगारांस दिले व त्यांनीं ते घेऊन 
परमेश्वराच्या . मंदिराची . दुरुप्ती केली. १५ कांम- 
कर्‍्यांस देण्यासाठीं ज्यांच्या हातीं. हा पैसा देत असत 
त्यांचा कांहीं हिशोब ठेविला नाहीं; कारण ते आपलें 
काम सचोटीने करीत असत. १६ दोषार्पणें व पापा- 
पणे यांचा पैसा येत. असे तो मंदिरांत जमा करीते 
नसत; तो पैसा याजकांचा असे. 

१७ पुढें अरामाचा राजा हजाएल यानें स्वारी 
करून गथ घेतलें आणि नंतर यरुदलेमाकडे आपला 
मोचा फिरविला. १८ तेव्हां यहूदाचा राजा यहोआरा 
यानें असें केलें: त्याचे वाडवडील, यहोशाफाट, यहोराम 
व अहज्या या यहूदाच्या राजांनीं व त्यानें स्वतः ज्या 
वस्तु परमेश्वरास वाहिल्या होत्या त्या, आणि परसेश्वराच्या 
मंदिराच्या व राजभवनाच्या भांडारांत जेवढे सोनें 
सांपडलें तें सवे घेऊन त्यानें अरामाचा राजा हजाएल 
याजकडे पाठविलें; तेव्हां तो यरुछलेमाजवळून निघून 
गेला. १९ यहोआशाचीं बाकीची कृर्त्ये व त्यातें जें 
कांहीं केलें या सर्वांचे वर्णन यहूदाच्या राजांच्या 
बखरींत केलें आहे, नाहीं काय ९ २० यहोआज्ञ राजाच्या 
चाकरांनीं फिलुर केला आणि त्यास सिल्लमकडे जाणाऱ्या 
रस्त्यावर मिल्ले नांवाच्या वाड्यांत जिवे मारिले. 


* डॅड 


अ० श् ५१५५ शै 1 १९ 





3 योंजाखार निन शिमाथ व॒यहोजाबाद बिन शोमर 
"या त्याच्या चाकरांनीं त्यास जिवें मारिले; तो मेल्यावर 
त्यांनीं त्यास दाविदपुरांत त्याच्या वाडवडिलांच्या थंडग्यांत 
मूठमाती दिली; त्याचा पुत्र अमस्या त्याच्या जागीं 
"सजा झाला. 
:. _ , १ यहूदाचा राजां अहज्याचा पुत्र योवाश 
क - याच्या कारकीर्दांच्या तेविसाव्या वर्षी येहूचा' पुत्र 
येहोआहाज शोमरोनांत इंस्ताएलावर रोज्य करूं 
लागला; त्यानें सतरा वर्षे राज्य केलें. २ परमेश्वराच्या 
इटीनें जें वाईट तें त्यानें केलें; नबाटाचा पुत्र यराबाम 
यानें इस्राएलांच्या हातून जीं पापकमे करबिलीं त्यांचें 


अवलंबन. त्यानें केलें; ती त्यानें सोडून दिलीं नाहींत. 


३ यास्तव इस्राएलावर परमेश्वराचा कोप भडकला व 
त्याने त्यांस यहोआहाज हयात होता तोंपर्यंत अरामाचा 


राजा हजाएल व त्याचा पुत्र बेन-हदाद यांच्या स्वाधीन लागला व म्हणाला, अहो बाबा ! 
केलें. ४ यहोआहाजानें परमेश्वरांपाशीं विमवणी केली | इस्राएलाच्या 


रोनांत . इत्राएलावर राज्य करूं लागला; त्यानें सोळा वर्षे 


राज्य केलें. ११ परमेश्वराच्या त्टीनं जें वाईट तें त्यानें 


केलें; नबाटाचा पुत्र यराबाम यानें इस्राएलाकडून : जीं 
पापकमें. करविलीं होतीं तीं त्यानें सोडिलीं . नाहींत; 
त्यांप्रमाणे. तो चालला. १२ योवाशाचीं. बाकीची कृत्यें, 
त्यानें जें कांही केलें तें आणि यहूदाचा राजा असस्या 
याशीं तो क्या शौर्याने लढला या सर्वाचें :बर्णन 
इस्राएलाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय १ 
१३ योवाश आपल्या पितरांजवळ. जोऊन. निजला 
आणि यराबाम त्याच्या गादीवर. बसला;. .ओवाशाला 
शोभरोनांत इत्वाएलाच्या राजांबरोबर मूल््माती ईदिली; 

१४ ज्या दुखण्यानें अली मराक्‍याचा होता तें 


' त्याला आतां लागलें; तेव्हां इखाएलाचा राजा योवाश 


त्याजकडे. गेला व ओणवून त्याचें मुख पाहून रड 
अहो बाबा ' 
राउतांनो ' 


रथांनो !. इस्राएलाच्या 


ती त्यानें ऐकली; अरामाचा राजा इल्लाएलास कसा | १५ अलीशानें त्यास सांगितलें, धनुष्यबाण: घेऊन ये 


गांजीत होता हे परमेश्वराने पाहिलें होतें. ५ परमेश्वराने । 
इल्लाएलास सोडबिणारा दिला तेव्हां इस्लाएल लोक | 


अरामाच्या काबूतून सुटून आपआपल्या डेंप्यांत पूर्वी- 
प्रमाणें राहूं लागले. ६ तरी यराबामाच्या घराण्योने जीं 
पापकमें केलीं व जीं त्याने इस्राएल लोकांकडून करविलीं 
त्या पापकर्माप्रमाणें ते चालले; झोमरोनांत अशोरा 
मूर्तिहि रांहिल्या होत्या. ७ अरामाच्या राजानें 
यहोआहाजाच्या सैनेंत केवळ पन्नास स्वार, दहा रथ 
इद्लांएलांचा ' नोश करून त्यांस तुडवून धुळीस मिळविले 
हॉर्ते. ८ ' यहोआहाज* याचीं बाकीची छृत्ये, . त्यानें जें 
कांहीं केळें ते व त्याचा पराक्रम या सर्वांचे वर्णन 
इस्लाऐलाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय ६ 
५. यंहोऑहाज आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला व 
'त्यास शोमरोनांत मूठमाती दिठी; त्याचा पुन्न योवाह 
'हां त्यांच्या जागीं राजा झाला. 

*“ १० यहृदांचा रांजो योवाशह याच्या कारकीर्दीच्या 
सदतिसाव्या वर्षी यहोआहाजाचा पुत्र यहोआश शोभ. 


तेव्हां. तो धनुष्यबाण घेऊन त्याजकडे . आला. 
१६ त्यानें इस्राएलाच्या राजास सांगितलें, . धनुष्याला 
आपल्य हात. लाव; त्यानें आपला. हात धनुष्यास 
लाविला; तेव्हां अलीद्यानें आपले. हात राजाच्या 
हातांवर ठेविले. १७ मग त्यानें सांगितलें, पूर्वेकडील 
खिडकी उघड; त्यानें. ती उघडली. मग अलीझ्या 
त्यास म्हणाला, बाण सोड; तेव्हां त्यानें तो सोडिला: तो 
म्हणाला, हा बाण परमेश्वराकडून .. होणार्‍या. सोड-. 
वणुकीचें म्हणजे अरामापासून सटण्याचें चिन्ह होय; 
तूं अफेक येथें अराम्यांस असा मार देशील कीं त्यांचा 
धुव्वा उडेल, १८ त्यानें त्यास म्हटलें, बाण उचलून 
घे; त्यानें ते उचलून घेतळे, मग तो इस्राएलाच्या 
राजास म्हणाला, * जमिनीवर बाण भार; तो तीनदा 
मारून थांबला. १९ .देवाचा माणूस त्याजवर रागावून 
म्हणाला, त्‌... पांचसहा वेळां बाण मारावयाचे 
असते, म्हणजे अरामाचा क्षय होईपर्यंत तूं त्यास मार 
दिला ' असतास; आतां तूं त्यास तीन वेळां मात्र 
मार देशील. 


३४१५ 


: अर १३५२०>-१४५१५ 





दण मया अलील्या ग्रृत्यु पावला व लोकांनीं, त्यास मूठ- 
माती दिली. नव्या वर्षांच्या. आरंभीं मवाबी टोळ्यांनी 
देशावर स्वारी केली. २१ तेव्हां लोक एका मनुष्यास 
मूठमाती देत असतां त्यांच्या नजरेस एक टोळी पडली; 
आणिं त्यांनीं से प्रेत अलीशाच्या कबरेंत टाकिले, तेव्हां 
अलीशाच्या अस्थींस स्परी झाल्याबरोबर तो मनुष्य । 
जोवंत होऊन पायांवर उभा राहिला. 
२२. यहोआहाज याच्या सर्व हयातींत अरामाचा 
राजा हजाएंल याने इस्नाएलांस त्रस्त केलें. २३ तरी । 
परमेंश्ररांची-! त्यांजवर . कृंपा होती; देवाने अब्राहाम, | 
इसहाक व याक्रोंब यांशी केलेल्या 'करारामुळें . त्माची 
इद्माएलांवर “कृप्रा- होती; त्यांचा त्यास कळवळा होता 
व॒त्यांजव॑र त्याची मेहेरनजर होती, म्हणून त्यानें 
त्यांचा. अद्यापि. नाह केला नाहीं व आपल्यासमोरून 
त्यांस दूर. केळे नाही. २४ अरामाचा राजा हजाएल 
हा. मृत्यु पावला आणि त्याचा पुत्र बेत-इदांदत्याच्या . 
जागी -राजा- झाला. २५ बेन-हदाद ब्रिन हजाएल यानें 
यहोआहाज याच्याशी. युद्ध करून. जीं नगरें घेतलीं होतीं | 
ती त्याह्वो/ पुत्न यहोआज्ञ यानें परत घेतलीं. योवाशानें 
त्याला तीनदा मार देऊन इस्वाएली नगरे परत घेतलीं. . 
२... १ हूसाएलाचा राजा यहोओहाज याचा. पुत्र 


१ शु. योवाशः; याच्या 









२ राजे 





होता त्यांस त्यानें जिवे मारिले; ६ पण खून 
करणार्‍यांची मुटेंबाळें त्यानं जिवे मारिली नाहींत; 
कारण मोशाच्या नियमशास््रांत परमेश्वराने असें विहित 
केलें आहे कीं पुत्रांकरितां पित्यांना, पित्यांकरितां पुत्रांना 
मारू नये; जो तो आपल्याच पापामुळें . प्राणास 
सुकावा. ७ त्यानें क्षारखोऱ्यांत अदोमाच्या दहा हजार 


। लोकांस मारून टाकिले; सेला नगर लहून घेतलें व 


त्याचें. नांव बदल्टून तें यकथेळ असें ठेविलें; आजवर ते 
नांच. चाळू आहे.. 

८ मग अमस्याने इस्लाएलाचा राजा. यहोआश बिन 
यहोआहाज बिन येहू यास जासुदांच्या हातीं निरोप 
पाठविला कीं चल, आपण सामना करूं, ९ इलाएलाचा 
राजा यहोआश यानें यहूदाचा राजा अमस्य़ा यास 
सांगून पाठविलें कीं. लबानोनांतल्या. कांटेझुडुपानें 


- लबानोनांतल्याच एका गंघसंरूकडे मागणी केली कीं 


तुझी मुलगी माझ्या मुलास दे; लबानोनांत असलेला 
एक वनपद्ठु त्या वाटेने गेला व त्यानें तें कांटेझुडूप 
पायांखालीं तुडवून टाकिले. १० तूं अदोमाचा मोड 
केल्यामुळें तुझें हृदय उन्मत्त झाळें आहे; त्याविषयीची 


| फुशारकी मारीत आपल्या घरीं बैस; तू. पतन पावशील 


व॒तुजबरोबर. यहूदा पतन पावेल; तर तू होऊन 


कारकोरदींच्या दुसऱ्या वर्षी | अरिष्टास: कां आमंत्रण करीत आहेस ६ ११ अमस्या 


* यहूदाचा राजा योवाश याचा पुत्र अमस्या । कांहींकेल्या ऐकेना. तेव्हां इत्राएलाचा राजा यहोआश 


राज्य करू लागला: . २ तो राज्य करू लागला तेव्हां | चढाई करून गेला; तो व यहूदाचा राजा अमस्या यांचा 
पंचवीस वर्षाचा होता; त्यानें यरुकलेमांत एकुणतीस । यहूदा देशांतीळ बेथ-दोमेशा येथें सामना . झाला. 
वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें नांव यहोअदान होतें; | १२ इस्लाएलापुढें यहूदाची जेधा उडाली आणि ज्यानें 
ती यरुदालेमची होती. ३ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें । त्यानें. आपआपल्या डेऱ्याकडे पळ काढिला. १३ इखा- 
नीट ते तो . करी; तरी त्याचा पूर्वज दावीद. | एलांचा राजा यहोआदा यानें यहूदाचा राजा अमस्या 
याच्या”. तोडीचा तो नव्हता, त्याचा बाप योवाश | बिन यहोआश बिन अहूज्या याला बेथ-देमेश येथें 
याच्या करणीप्रमाणें - त्याची सगळी करणी होती. । पक्रडिलें; त्यानें यरदालेमास जाऊन एफ़ाइमी वेशीपासून 
४ उच्वस्थाने कांही काहून टाकण्यांत आलीं नव्हतीं; ! कोपऱ्यावरील वेशीपर्यंत य्छालेमाचा चारदो हात 
लोक अजून त्या स्थानी यज्ञ करीत व॒ धूप | कोट पाहून टाकिला. १४ सोनें, स्पॅ, परमेश्वराच्या 
जाळीत. ५ त्याच्या हातीं राजसत्ता पुरी आली तेव्हां | मंदिरांत व राजभवनाच्या भांडारांत त्याला सांपडली 
त्याचा बाप. जो राजा त्याचा घात ज्या चाकरांनीं केला । तेवढी सगळी पात्रें वे कैदी ही घेऊन तो 

4 मुळांत $ योआहाज. । झोमरोनास परत - गेळा. १५ यहोआशझानें केलेलीं 

४१६ 









न्य य कृत्ये, त्यावा पराकम, तो यहूदाचा राजा 
अमस्या ग्राशीं कसा लढला या ह्वाचे वर्णन इखाएलाच्या 
राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय? १६ यहो- 
आहा आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला; त्यास ोम- 
रोनांत इव्गणलाच्या राजांमध्ये मूठमाती देण्यांत आढी; 
त्याचा पुत्र यराबाम हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 

- १७ इल्लारलाचा राजा. ग्होआश बिन यहोआहाज 


याच्या सत्यूनंतर यहूदाचा राजा असत्या बिन योवाशय । 


हा पंछरा. वर्षे जगला. १८ अमस्य़ाचीं बाकीची कृत्ये 
यहूदाच्या राजांच्या बखरोंत वर्णिलेली आहेत, नाहींत 
काय १ १९. यरुगलेमांत त्याजविरूद्ध कट झाल्यामुळें तो 
लाखीदा देथें पळून गोला, पण लोकांनीं त्याच्या पाठोपाठ 
लाखीशा येथे सनुज्य पाठवून त्याला ठार केळे; २० त्यास 
घोड्यांवर घालून आणिलें आणि यरुळलेमांत दावीदपुरांत 
त्याच्या पुर्बेबांमध्यें मूठमाती दिली. २१ मग सर्व यहूदी 
लोक्रांनी सोळा वर्षांच्या अजऱ्यास, त्याचा बाप अमस्या 
याच्या जागीं, राजा केलें. २२.अमस्या राजा आपल्या 
परितरांजवळ जाऊन निजल्यावर अजऱ्याने . एलाथाची 
मजबुती करून पुनः तें यहूदाच्या सत्तेत आणिलें. 

: २३ यहूदाचा राजा अमस्या बिन योवादा याच्या 
कारकीर्दीच्या पंधराव्या वर्षी इख्राएलाचा राजा यरावाम 
बिन योवाश शोमरोनांत राज्य करू लागला; त्यानें 
एकेचाळीस वर्षे राज्य केलें. २४ परमेश्वराच्या द्टीनें 
जं वाईट तें त्याने केलं; नबाटपुत्र यराबाम यानें इस्ना- 
एलाकडून जीं .पापकर्मे करविलीं त्याचें त्यानें अवलंबन 
केलं, तीं त्यानें सोडून दिलीं नाहींत. २५ इख्राएलाचा 
देव परमेश्रर आनं गथःहेफेर येथील आपला सेवक 
ग्रोनाः बिन अमित्तय या संदेष्ट्याच्या द्वारें जें सांगितलें 
होतें त्याप्रमाणें यराबामाने हमाथाच्या . घाटापासून 
अराबान्या समुद्रापर्यंत इखाएलाचा गेलेला मुलूख परत 
घेतला. ९६ इस्लाएलास दुःसह छेड होत आहेत असें 
परमेश्वराने पाहिलें; बेदिवासांत किंवा मोकळा असा 
कोणीहि: उरला * नव्हता; . इस्लाएलाचा साहाय्र्यक्रारी 


असा कोणीच “राहिला नव्हता;5* २७ या 


१ अथवा : उज्लीयास 
२४ 








खाळून इस्नाएलाची नांवनिश्याणी मी. नाहींशी करीन*असें 
परमेश्वर म्हणाला नव्हता, म्हणून त्यानें. .योवाशाचा पुत्र 
यराबाम याच्या द्वारें त्यांची सोडवणूक केली.--२८ - यरा- 
बामाचीं बाकीचीं कृत्ये, त्यानें जें केलें ते. संवैः* त्याचा 
पराक्रम, त्याचीं युद्धे व पूर्वी यहूदाच्या सत्तेत असलेली 
दिमिष्क व हमाथ हीं त्यानं कशीं परत घेतली यां सॅवीचें 
वर्णन इत्लाएलाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे; नांही 
काय £ २९ मग यराबाम आपले पितर इंख्राएलाचें 
राजे यांजजवळ जाऊन निजला आणि त्याचा पुत्र 
जखऱ्या हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
१ इसख्राएलाचा राजा यराबाम याच्या कार- 
१ (९ कौर्दांच्या सत्ताविसाव्या वर्षी यहूदाचा रांजा 
:__ अजेर्‍या बिन अमस्या राज्य करू लागला. २ तो 
राज्य. करू लागला तेव्हां सोळा वर्षांचा होता; त्यानें 
यरुरळेमांत बावन्न वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें 
नांव यखल्या; ती यॅरुशलेमकरीण होती. ३ त्याचा 
बाप ' अमंस्या याच्या एकंदर वागणुकीसं अनुसरून 
परमेश्वराच्या दष्टीनें जें नीट ते तो करी. ४ तरी 
उच्चस्थानें काहून टाकण्यांत आलीं नव्हतीं; लोक अद्यापि 
उच्चस्थानी यज्ञ करीत व॑ धूप जाळीत. ५. परमेश्वराने 
राजाला अशी शिक्षा केली कीं तेणेंकरून तो आमरण 
कोडी झाला; तो निराळ्या घरांत राहत असें. राजपुत्र 
योथाम ह्य त्याचा खानगी कारभारी होऊन ' देशांतील 
लोकांचा न्यायइनसांफ करीत असे. ६ अजेऱ्याच्या 
बक्रीच्या कृत्यांचें व त्यानें जें कांहीं केलें त्या सर्वांचे वर्णन 
यहूदाच्या राजांच्या चखरींत केलें आहे, नांही काय? 


७ अजेर्‍्या आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला; त्यांनीं 


त्यास दावीदपुरांत त्याच्या वाडवडिलांमध्यें मूठमाती 

दिली. त्याचा पुत्न योथामं हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
८ यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या कारकीर्दीच्या 

अडलिसाव्या वर्षी जखऱ्या बिन यराबाम इस्राएलावर 

शोमरोनांत राज्य करूं लागला; त्याने सहा महिने राज्य 

केलें. ९ त्यानें आपल्या वाडवडिलांप्रमाणें परमेश्वराच्या 

दृष्टीनें जें वाइट तें. केलें; नबाटपुत्र- यराबाम यानें इल्ला- 
१ अथवा 4 उजीया; १५:१३, ३०-२४ पाहा. 


४१७ 


श० १५४५-२१ . २ऱ्राजे 


जी: पापकर्मे करविली तीं त्यानें सोडून दिलीं | थांबला नाहीं. २१ सनहेमार्ची बाकीची कृत्ये व 
_ नाहींत. १० -याबेशाचा . पुत्र शहूम यानें त्याच्याऱी | त्यानें जें कांहीं केलें त्या सर्वाचे वर्णन इस्लाएलाच्या 
फितुरी करून घे: त्यास लोकांदेखत मार देऊन वघिलें, | राजांच्या बखरींत केळें आहे, नाहीं काय ६ २२ मनहेम 
आणि त्याच्या -जागीं तो राजा. झाला. ११ जखऱ्याची | आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला; आणि त्याचा पुत्र 
बाऊोीची कृत्ये इल्लाएलाच्या राजांच्या  बखरींत'| पकह्या हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
वाणिळेलीं आहेत तीं पाहा. १२ परमेश्वराने येहूस | २३ यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या कारकीर्दीच्या 
सांगितलें होतें कीं चौथ्या पिढीपर्यंत तुझे वंडाज इ्ला- | पक्चत्साव्या वर्षी पकह्या निन मनहेम शोभरोनांत इख्ाएला- 
एलाच्या गादीवर बसतील, त्याप्रमाणें घडून आले. बर” राज्य करूं ठांगला; त्यानें दोन वर्षे राज्य केरे. 

१३ यहूदाचा राजा उज्ीया याच्या कारकीर्दीच्या | २४. परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईेट तें त्याने केलें. 
एकुणचाळिसाव्या वर्षी शहूम जिन यानेश हा राज्य करूं | नबाटपुंत्र यराबाम यानें इत्लाएलाकहून जी पापकमें 
लागला;.. . त्यानें शोमरोनांत एक महिना राज्य केलें. । करविली. तीं त्यानें सोडून दिलीं नाहींत. २५ त्याचा 
१४. मनहेम बिन. गादी हा तिरसा येथून शोमरोनास्त | सरदार रमाल्याचा पुत्र पेकह यानें त्याजशीं फितुरी 
गेल आणि . तेथें त्यानें शळूम.. बिन यानेदा यास मार | करून शोमरोनाच्या राजवाड्याच्या मनोऱ्यांत त्यांस व 
देऊन विळे, आणि त्याच्या जागीं तो राजा. झाल. | त्याजबरोबर अर्गोब व अरये यांस वधिलें; पेकहा- 
१५ शहूमारची. :बाकीची कृत्यें व. त्याने केलेळें. बंड .या.। बरोबर .पत्नास गिलादी लोक होते; त्यांस वघून 
सर्वाचे इस्राएकाच्या राजांच्या बखरीत: वर्णन केळें आहे | त्यांच्या जागीं तो राजा झाला. २६ पकह्याची 
तें पाहा. 9६ -मग मनहेमाने तिरसा येथून निघून | बाकीची कृत्यें व. जें कांहीं त्यानें केळें त्या सर्वाचे इस्रा- 
तिफसाहांत व. त्याच्या शिवारांत राहणाऱ्या लोकांस मार | एलाच्या राजांच्या बखरीत वर्णन केलें आहे तें पाहा 
दिला; . त्यांनीं, त्याला. आपल्या: 'वेक्षी- उघडिल्या नाहींत | २७ यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या बावभ्ाव्या वर्षी 
म्हणून त्यानें त्यांस ह्या मार दिला; त्यानें तेथल्या सवे | पेकह बिन रमाल्या. शोमरोन येथें इस्वाएलावर. राज्य 
गर्भवती. शरिया विरून काढिल्या, करूं लागला. त्यानें वीस वर्षे राज्य केलें. २८ परमे- 

१७ यहूदूचा राजा अजर्‍्या याच्या कारकीर्दीच्या । श्वराच्या रष्टीले जें वाहेट तें त्यानें केलें, नबाटपुत्र 
एकुणचाळिसाच्या वर्षी मनहेम निन गादी इद्लाएंलावर | यराबाम यानें इख्राएलाकडून जीं पापकमे करविली ती 
राज्य करूं लागला; त्यानें दहा वर्षे शोमरोनांत राज्य । त्यानें सोहून दिलीं नाहींत. २९ इखाएलाचा राजा 
केलें. १८ परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें त्यानें । पेकह याच्या वेळीं अशछाऱचा राजा तिग्लथ-पिलेसर 
केलें; नबाटपुत्र यराबाम याने इस्राएकाकडून जीं पाप- | यानें येऊन इेयोन, आबेल-बेथ-माका, यानोह, 
कमे करविलीं तीं त्यानें आमरण सोडिलीं नाहींत. | केदेह; हासोर, गिलाद व ग्रालील हीं सवे नफताली 
१९ .अस्ययूरचा राजा पूल यानें देशावर. स्वारी केली । प्रांतांतील स्थळें घेतलीं; तेथील लोक त्यानें पाडाव करून 
तेन्हा आपणास . त्यानें टेका देऊन गादीवर आपली | अश्रास  नेळे.: ३० उळ्ीयाचा पुत्र योथाम याच्या 
स्थिर. स्थापना करावी म्हणून मनहेमानें त्यास एक । कारकीर्दीच्या. बिसाव्या वर्षी होझये बिन एला यानें पेकहू 
हजार किक्कार चांदी दिली. २० -अळारच्या राजाला । बिन रमाल्या याच्याशी फितुरी करून ह्यास मार 
देण्यासाठी मनहेमाने - इस्लाएलांतल्या मोठमोठ्या | देऊन वघिळें आणि तो त्याच्या गादीवर बसला. 
धनवान. लोकांकडून प्रत्येकी पन्नास पन्नास : शेकेल चांदी .।. २१-पेकह याचीं बाकीची छृर्त्ये व त्यानें जें कांहीं केळे 
काढिली.....सय. अळारचा :. राजा-- परत गेला, देशयांत-| त्या. सर्वौर्चे वर्णेन . इत्लाएलाच्या . -संजांच्या » बेखरींव 

१ अथवा अजऱ्यां १५: १ वगैरे पाहा. २ निर्गम २५:३९ पाहा.“ 
४१८ 





































२्राजे 


अ १७४२१-१६१५ 





केलें आहे तें पाहा. 
३९ इस्ताएलाचा राजा पेकह बिन रमाल्या याच्या 


कारकीर्दीच्या दुसऱ्या वर्षी यहूदाचा राजा योथाम बिन 


उज्लीया राज्य करूं लागला. ३३ तो राज्य करूं लागला 
तेव्हां पंचवीस वर्षांचा होता; त्यानें यरकालेमांत सोळा 
वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें नांव यरु्या असें 
होतें; ती सादोकाची कन्या. ३४ परमेश्वराच्या दृष्टीने 
जें ठीक तें त्यांने केळे; त्याचा बाप उज्जीया याच्या 
एकंदर वागणुकीप्रमाणें तो वागला. ३५ तरी उच्चस्थानें 
काढून टाकण्यांत आलीं नव्हतीं; लोक अद्यापि उच्स्थानीं 
यज्ञ करीत व धूप जाळीत. परमेश्वराच्या मंदिराचा वरला 
दरवाजा त्यानें बांधिला. ३६ योथामाचीं बाकीची कृत्यें 
व जें कांहीं त्यानें केलें त्या सर्वारचें वर्णन यहूदाच्या 
राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय£ ३७त्या 
काळीं अरामाचा राजा रसीत व रमाल्याचा पुत्र पेकह 
यांस परमेश्वर यहूदावर चढाई करण्यास पाठवू 
लागला. २३८ योथाम आपल्या पितरांजवळ जाऊन 
निजला; त्याचा पूवेज दावीद याच्या पुरांत त्याच्या 
पितरांमध्यें त्यास मूठमाती दिली; त्याचा पुत्न आहाज 
हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
१ पेकह बिन रमाल्या याच्या कारकीर्दीच्या 
७ द्‌ सतराव्या वर्षी यहूदाचा राजा आहाज बिन 
योथाम राज्य करू लागला. २ आहाज राज्य 
करूं लागला तेव्हां तो वीस वर्षांचा होता; त्यानें 
यरुझलेमांत सोळा वर्षे राज्य केलें; त्याचा पूवेज 
दावीद यानें आपला देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने जें 
योग्य तें केलें होतें त्याप्रमाणें त्याने केळें नाही. ३ तो 
इद्ाएलाच्या राजांच्या मार्गाने चालला; ज्या राष्ट्रांस 
परमेश्वराने इस्लाएल लोकांपुढून घालविळें होतें त्यांच्या 
अमंगळ आचारांस अनुसरून त्यार्ने आपल्या पुत्राचा 
'अभ्तींत छम करून त्याला आर्पिलें. ४ तो उचस्थानीं, 
< पहाडांवर व प्रत्येक हिरव्या बृक्काखालीं यज्ञ करीत असे 
व धूप जाळीत असे. ५ मग अरामाचा राजा रसीन आणि 
इस्लाएलाचा . राजा पेकह..निन रमाल्या हे यरदालेमावर 
चढाई कलन युद्धास आले; त्यांनीं आहाजास वेढा 


४१९ 


दिला पण त्यांना त्यास जिंकितां आलें नाहीं. ६ त्या वेळी 
अरामाचा राजा रसीने यानें एलाथ नांवार्चे नगर सर 
करून पुनः अरामांत सामील केलें ब तेथल्या यहूदी 
लोकांस हाकून दिलें; अरामी लोक तेथें जाऊन 
राहिले, ते आजपर्यंत तेथेंच राहत आहेत. ७ मग 
आहाजानें अश्हूरचा राजा तिम्लथ-पिलेसर . यास 
जासुदांच्या हातीं सांगून पाठविलें कीं मी आपला सेवक, 
आपला मुल्या आहें; तर आतां अरामाचा राजा व 
इस्राएलाचा राजा हे मजवर चढाई करून आले 
आहेत. आपण येऊन त्यांच्या हातून माझा बचाव करा. 
८ परमेश्वराच्या मंदिरांत .व राजवाब्याच्या भांडारांत 
जेवढें सोनेंद्पे आहाजास सांपडलें तेवढें त्यानें 
असारच्या राजाकडे नजराणा म्हणून पाठविलें. 
९ त्याचे मागणें मान्य करून अरहरच्या राजानें 
दिमिष्कावर चढाई कशन तें घेतळें व तेथील लोकांस 
पाडाव करून कीर येथें नेलें; आणि रसीन. याचा वध 
केला. १० तेव्हां अस्धरचा राजा तिम्लथ-पिलेसर याच्या 
भेटीसाठी आहाज राजा दिमिष्क येथें गेला; त्यानें 
तेथील वेदी पाहून तिचा आकार व तिवी घडण 
यांचा नमुना  उरीया याजकाकडे पाठवून दिला. 
११ आहाज राजानें दिमिष्काहून पाठविलेल्या त्या 
नमुन्याप्रमाणें उरीया याजकार्ने एक वेदी आहाज राजा 
दिसिष्काहून येण्यापूर्वी तयार केली. १२ राजा दिमिष्का- 
हून परत आला तेव्हां त्यानें ती वेदी पाहिली; त्यानें 
त्या बेदीजवळ जाऊन तिच्यावर बलि अर्पिले. १३ त्या 
वेदीवर त्यानें आपले होमबलि व अन्नबलि यांचे होम 
केले, आपलीं पेयारपणें तिच्यावर ओतिलीं व आपल्या 
आंत्य्पणांच्या बलींवें रक्त त्या वेदीवर रिंपडिलें. 
१४ परमेश्वरापुढे असलेली पितळेची वेदी जी मंदिरा- 
पुढें म्हणजे वेदी व परमेश्वराचे मदिर यांच्या दरम्यान 
होती ती तेथून काढून त्यानें तयार केलेल्या ह्या 
वेदीच्या उत्तरेकडे ठेविली. १५ आहाज राजानें उरीया 
याजकास आज्ञा केली कीं नित्य सकाळचा होमबलि, 
संघ्याकाळचा अन्नबलि, राजाचे होमबलि व. अन्नबलि, 
आणि .देशांतीळ सगळ्या ठोकांचे होमबलि व पेयार्पणे 


अ० १९३१५-१९७१६ 





___ मोठ्या देदीवर अर्पावीं; होमबलि व इतर यज्ञपशचु 
यांचें रक्त त्या वेदीवर शिंपडावे; पितळेची वेदी मज- 
साठीं शकुन पाहण्याकरितां असावी. १६ आहाज राजाच्या 
आज्ञेप्रमाणे. उरोया याजकाने केलें. १७ मग आहाज 
राजाने बेठकींवरळें तकश्लीकाम काढून टाकिळें आणि 
त्यांवर असलेलें गंगाळ काढिले, आणि गंगाळसागर 
पितळी बेंलांवरून काहून खालीं फरसबंदीदर ठेविला. 
१८ शब्बाथ दिवसासाठी जी चांदणी मंदिरांत बांधिली 
होती ती व राजास बाहेरून प्रवेश करण्यासाठीं जें द्वार 
केलें होतें तें हीं दोन्ही अहरच्या राजाच्या भीतीनें 
परमेश्वराच्या . मंदिरापासून ' वेगळीं. करण्यांत आलीं. 
१९ आहाजाने केलेल्या बाकीच्या गोष्टी यहूदाच्या 
राजांच्या बखरींत . वर्णिल्या आहेत, : नाहींत. काय £ 
२० आहाज आपल्या . पितरांजवळ जाऊन निजला; 
त्याला दावीदपुरांत त्याच्या पितरांमध्यें मूठमाती दिली; 
त्याचा पुत्र दिज्कीया हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 


१ यहूदाचा राजा. आहाऊ याच्या कार- | 


९ ७ कौर्दींच्या बाराव्या . वर्षी .होशे बिन एला हा 

शोमरोनांत इस्राएलावर - राज्य. करू लाण्ला; 
त्यानें नऊ वर्षे राब्य केलें. २ परमेश्वराच्या दृष्टीने 
वाईट तें त्यानें - केलं, तरी तें त्याच्यापूर्वी होऊन 
गेलेल्या. इस्राएलाच्या राजांखवढें नव्हते.. ३. अछारचा 
राजा शल्मनेसर हा त्याजवर चढाई करून आला; होझे 


त्याचा अंकित . झाला व. त्याने त्यास खंडणी दिली. । 


४ अशश्रच्या ' राजास. होशेची फितुरी दिसून आली; 


त्यानें सिसर देशाचा राजा सो याजकडे जासूद पाठविले: 


आणि द्र वर्षी जी खंडणी तो अश्श्रच्या राजास देतं. 


असे .ती देण्याचें बंद केलें, म्हणून अझाऱच्या 
राजानं त्यास पकडून बिख्या घालून कारागृहात ठेविलें. 
७ सग अशकूरच्या राजानें सवे देशावर स्वारी केली 
आणि शोमरोनास जाऊन तो तीन वर्षे वेढा घालून 
राहिला. . ६ होझेच्या कारकीर्दीच्या नवव्या वर्षी 


अछारच्या राजानें झोमरोन - सर केठें- व इस्राएल: 


लोकांस अशार . देशी नेऊन हलह व हाबोर- येथे व 
'गोजान नदीतीरी :व मेद्यांच्या नगरांतून वसविलें.. 


डरढ 


र राजे 





७ याचें कारण असें कीं इल्लाएलाचा देव परमेश्वर यानें 
त्यांस मिसर देह्याचा राजा फारो याच्या हातांतून सोड- 
वून मिसर देशांतून बाहेर आणिलें होतें त्याच्याविरुद्ध 
त्यांनीं पाप केलें व अन्य देवांची पूजा केली, ८ आणि 
ज्या राष्ट्रांस परमेश्वराने इत्वाएल लोकांपुहून घालविले 
होतें त्यांचे नियम व इल्लाएलांच्या राजांनी. आचर- 
जांत आणिलेळे नियम यांचें त्यांनी अवलंबन केलें 
होतें. ९ तसेंच इस्राएल लोकांनीं आपला देव परमे- 
श्वर याच्याविरुद्ध अनुचित गोष्टी गुप्तपणे केल्या; 
पहारेकऱ्यांचे बुरुज असोत कीं तटबंदीचीं नगरे असोत; 
अशा आपल्या सवे नगरांत त्यांनीं उच्स्थानें स्थापिली. 
१० त्यांनीं सव॑ उंच पहाडांवर . व प्रत्येक हिरव्या 
झाडाखालीं मूर्तिस्तंम व अशोेरा मूर्ति स्थापिल्या; 
११ आणि परमेश्वराने जीं राष्ट्रें त्यांच्यापुहून घालविली 
होतीं त्यांच्याप्रमाणे त्यांनी सगळ्या उच्चस्थानीं धूप 
जाळिला आणि परमेश्वरास संताप थेईल अशा प्रकारचीं ' 
वाईट कर्मे केलीं. १२ परमेश्वराने त्यांस मूतीची 
उपासना करू नका असें सांगितलें असूनहि त्यांनीं 
त्यांची उपासना केली. १२ तरी परमेश्वराने सवे संदेष्टे 
व द्रष्टे यांच्या द्वारे इख्राएह व यहूदा यांस बजावून 
सांगितळें होतें कीं तुम्ही आपले वाईट मार्ग सोडून 
तुसच्या पूर्वजांस जें सगळें धर्मशात्र मीं विहित करून 
माझे. सेवक संदेष्टे यांच्या हाती तुम्हांकडे 
पाठविलें होतं त्यास अनुसरून माझ्या आज्ञा व नियम 
पाळावे. १४' इतर्के' असूनहि ते ऐकतना; तर 
त्यांच्या पूर्वजांनी आपला देव परमेश्वर याजवर 
विश्वास न ठेविता मांन ताठ केली त्याप्रमाणे त्यांनीं 
केली; १५ आणि त्यांनीं त्यांचे नियम, त्यांच्या वाड- 
वडिलांशी केळेला त्याचा करार व त्यांस पठविलेले 
त्याचे निर्बंध यांचा त्यांनीं अव्हेर केला, ते श्रामक 
गोष्टींच्या मागे लागून भ्रांत झाले आणि ज्या 
आसपासच्या परराष्ट्रंप्रमाणें करूं नका असें परमेश्वराने 
त्यांस बजाविलें- होतें त्यांचें त्यांनीं अनुकरण केलें. 
१६ .त्यांनी आपला देव परमेश्वर याच्या सवे आह्ञा 

देऊन वासरांच्या दोन ओतींव मूर्त. तयार 


२ राजे 


अ० १७१६-३५ 


ब ््््क््लस््सा््न्््ताडाट््््--ाा“-< 


केल्या; त्यांनी अशेरा मूर्ति केली, सवे नक्षत्रगणांची 
पूजा केली; आणि बालमूर्तींची उपासना केली. १७ त्यांनीं 
आपले पुत्र व कन्या यांचे अम्तींत होम करून तीं अर्पिली; 
ते शकुनमुहूर्त पाहूं लागळे व जादूटोणा करूं लागळे आणि 
जें परमेश्वराच्य! दृष्टीनें वाहेट व ज्यामुळे त्यास संताप 
येतो तें करण्यास त्यांनीं आपणांस वाहून घेतलें. 
१८ त्यामुळें परमेश्वर इस्ाएलावर अति कोपायमान 
झाला; त्यानें त्यास आपल्या दृ्टीआड केलें; यहूदाचा 
वंदा खेरीज करून कोणी उरला नाहीं. १९ यहूदा- 
नेंहि आपला देव परमेश्वर याच्या आज्ञा पाळिल्या 
नाहींत; इस्राएलानें जे नियम आचडरिले त्यांचें त्यानें 
अवलंबन केलें; २० म्हणून परमेश्वराने इख्वाएलाच्या 
सर्व वंशजांचा त्याग करून त्यांस पीडिलें, . त्यांस 
लरणाऱ्यांच्या. हातीं दिळें व शेवटी त्यांस आपल्या दष्टी- 
समोरून घालवून दिलें. २१ त्यानें इत्राएलास दाविदाच्या 
घराण्यापासून निराळें केलें. तेव्हां लोकांनीं नबाटपुत्र 
यराबाम यास आपला राजा केलें; त्या यराबामार्ने 
इद्लाएलास परमेश्वराच्या मार्गापासून परावृत्त करून 
त्यांच्याकडून 'महापातक करविले. २२ यराबामार्ने 
जीं पातर्के केलीं त्यांचें अनुकरण ' इद्लाएल लोकांनीं. 
केळे; त्यांनीं तीं. पातके :सोडून. दिलीं नाहींत. 
२३ शेवटीं परमेश्वराने. आपले सवे सेवक जे संदेष्टे 
त्यांच्या द्वारे सांगितल्याप्रमाणे इस्नाएलास आपल्या 
दृष्टीआड केलें. त्यांना स्वदेद्यांतूनं काहून अशहूरास 
नेण्यांत आलें; तेथेंच ते आजवर राहत आहेत. 

२४ अळारच्या राजानें बाबेल, कूथा, अव्वा, हमाथ 
व॒ सफरवाईम या ठिकाणचे लोक आणून इस्राएल 
लोकांच्या जागीं शोमरोनांतील नगरांतून वसविले; 
शोमरोन ताब्यांत धेऊन त्यांतील नगरांत ते राहूं 
लागले. २५ ते तेथें वस्ती करून राहूं लागले तेव्हां ते 
आरंभीं परमंश्वराचें भय बाळगीत: नसत म्हणून परमे- 
श्वराने त्यांच्यामध्यें. सिंह. प्राठविले; त्यांनीं त्यांतल्या 
कित्येकांस मारून टाकिले. २६ यामुळें त्यांनी अळारच्या 
राजाकडे सांगून पाठविळें कीं आपण ज्या लोकांस 
त्यांच्या देशांतून काढून शोमरोनांतील नगरांत बसविलें 


त्यांस या देहाच्या देवाची वहिवाट. अवगत नाही; 
म्हणून त्यानें त्याच्यामध्ये सिंह पाठविले आहेत, त्यांनीं 
त्यांतले कित्येक लोक भारून टाकिले. आहेत, कारण 
त्यांना या देशच्या देवांची वहिगट ठाऊक नाहीं. 
२७ झग अस्ूरच्या राजानें आज्ञा केली कीं जे याजक 
तुम्हीं त्या देशांतून धरून आणिले आहेत त्यांतला! एक 
तिकडे पाठवून द्या; त्यानें तेथें जाऊन राहावें आणि 
त्या देकच्या देवाची. वहिवाट काय आहे ती त्यानें 
लोकांस शिकवावी; २८ जे याजक शोमरोनांतून 
धरून नेले होते त्यांतला एक येऊन बेथेल येथें राहिला; 
परमेश्वराची भीति कशी धरावी हें तो लोकांस शिकवू 
लागळा. २९ तथापि निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या लोकांनीं 
आपआपल्या. मूर्ति बनविल्या, आणि ज्या नगरांत ते 
वसले होते त्यांत शोभरोनी लोकांनीं उच्चस्थालें केलीं 
होतीं तेथील मंदिरांतूज त्या ठेविल्या. ३० बाबेलच्या 
लोकांनीं सुक्तोथ-बनोथ, कूथ येथील लोकांनीं. नेरग्ल, 
हमाथ येथील : लोकांनीं अज्ञीमा, ३१ आणि अव्बी 
येथील लोकांनीं निभमज व तताक अशीं दैवते बनविलीं;. 
आणिः सफरवी लोकांनीं आपल्या मुलांचा,. सफरव्यांचीं 
देवते अद्रम्मेलेक व अनम्मेलेक यांपुढे, अभ्नींत होम करून 
तीं आर्पिलीं. ३२ ते परमेश्वराचे भय बाळगीतं तरी त्यांनीं 
आपल्या सगळ्या लोकांतून मनुष्ये निवडून त्यांस 
उचस्थानांचे. याजक केलें; ते उच्चस्थानांच्या मंदिरांत 
त्यांच्याप्रीत्यर्थ :होमहवन करीत. ३२ ते परमेश्वराचे भय 
धरीत खरे, तरी ज्या राष्ट्रांतून त्यांस आणिलें होतें त्यांच्या 
रीतीप्रमाणे ते आपल्या दैवतांची उपासना करीत. 
३४ ते आपल्या पूर्वीच्या वहिवाटींप्रमाणें आजवर 
चालत आहेत; ते परमेश्वराचे भय बाळगीत नाहींत; 
ते आपले स्वतांचे नियम व निर्णय पाळीत नाहींत 
किंवा परमेश्वराने. ज्यांस इस्राएल हे नांव दिलें. त्या 
याकोबाच्या वंशजांस:- परमेश्वराने विहित केलेलें घर्म- 
शाक्र व आज्ञा यंम्रमार्णेहे चालत नाहींत. ३५ परमे- 
श्वरास याकोबाच्या वंश्वजांशीं करार करून त्यांस आज्ञा 
केली. होती कीं तुम्ही अन्य देवांचे भय धरूं नका, 
त्यांस नमन करू नका, त्यांची उपासना करूं नका व 


४२१ 


अ« १७२५-१८:१६ 


रराजे 


त्यांस बळि अर्दू नका; ३६ तर परमेश्वराने महा- | जिकडे तो जाई तिकडेतिकडे त्यास यशःआप्ति होई; 


सामध्योने व हात लांब करून तुम्हांस मिसर देशां- 
तून बाहेर आणिलें त्याचें भय धरा, त्याची 
आराधना करा आणि त्यालाच बलि अर्पा; ३७ आणि 
जे नियम, निर्णय, धर्मशात्र व आह्ञा त्यानें 
तुम्हांसाठी लिहून ठेविल्या आहेत त्या निरंतर पाळा 
च अन्य देवांचे भय घरू नका; ३८ मीं तुमच्याशी जो 
करार केला आहे तो विसरू नका व अन्य देवांचे 
भय धरू नका; ३९ केवळ तुमचा देव परमेश्वर याचें 
भय धरा; तोच तुम्हांस तुमच्या शत्रूंच्या हातांतून 
सोडवील. ४० तरी ते ऐकतना; ते आपल्या पूर्वीच्या 
वहिवाटीप्रमाणें करीत. ४१ या प्रकारें हीं राष्ट्र. इकडे 
परमेश्वराचे भय धरीत व॒ तिकडे कोरीव मूर्तीचीहि 
पूजा करीत; त्यांचे पूवेज करीत. त्याप्रमाणेंच त्यांचे 
युत्रपौत्र आजवर करीत आहेत. 
हूलाएलाचा राजा होशे शिन एला याच्या 
१ ८ कारकीर्दीच्या तिसऱ्या वषी आहदाचा राजा 
हिज्कीया बिन आहाज राज्ये करूं . लागला. 
२ तो 'राज्य करू लागला तेंव्हा पंचवीस वर्षांचा 
होता; त्यानें मर्दाळेमांत एकुणतीस वर्षे राज्य केलें; 
त्याच्या आईचे मांव अबी असें होतें; ती जखंऱ्याची 
कन्या. २ त्याचा पूवज दावीद याच्या सवे करणी- 
प्रमाणे तो परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें ठीक तें करी. 
४ त्यानें उद्स्थानें काढून टाकिलीं, मूर्तिस्तंम फोडिले, 
अशेरा मूतींचा उच्छेद केला व मोशानें केलेल्या पितळी 
सर्पारचे चूर्ण केलें; कारण, हा काळपावेतों इल्लाएळ 
लोक त्यापुढे धूप जाळीत असत; त्यास नहुद्यतान 
(पितळेचा तुकडा) हें नांव दिलें होते. ५ इल्रा- 
, एलाचा देव परमेश्वर याजवर त्याचा भाव असे; 
त्याच्यामागून यहूदाच्या सवे राजांमध्ये त्याच्या 
तोडीचा कोणी होऊन गेला नाहीं व त्याच्यापूर्वीहे 
झाला नाहीं. ६ तो परमेश्वराला धरून राहिला; त्यात 
अनुसरण्याचें. त्यानें सोडिले. नाहीं; परमेश्वराने मोधाख 
ज्या आज्ञा विहित केल्या होत्मा त्या. त्याने पाळिल्या. 
७ यास्तव परमेश्वर त्याच्याबरोबर होता; जिकडे- 


त्यानें अश्छारच्या राजाविरुद्ध॒ बंडावा केला; त्याचा 
तो अंकित राहिला नाहीं. ८ गज्ञा व त्याचीं शिवारे 
येथपर्यंत पहारेकऱ्यांच्या बरुजापांसन तटबंदीच्या 
नगरापर्यंतच्या पलिष्ट्थांस त्यार्ने मार दिला. 

९ हिज्कीया राजाच्या कारकीर्दीच्या चौथ्या वर्षी 
म्हणजे इस्राएलचा राजा होशे' बिन एला याच्या 
कारकीर्दीच्या सातन्या वर्षी अछाऱचा राजा शत्मनेसर 
यानें शोमरोनावर स्वारी करून त्यास वेढा दिला. १० तीन 
वर्षांच्या अखेरीस त्यानें ते सर केलें; हिज्कीयाच्या 
कारकीर्दीच्या सहाव्या वर्षी म्हणजे इक्नाएलाचा 
राजा होशे याच्या कारकीर्दीच्या नवव्या वर्षी शोमरोन सर 
करण्यांत आठे. ११ मग अळ्रच्या राजाने इत्चाएलास 
पाडाव करून असूर देशीं नेळें आणि हलह व हाबोर येथें 
आणि गोजान नदीतीरी व मेद्यांच्या नगरांत त्यांस 
वसविले; १२९ याचें कारण हेंच कीं त्यांनीं आपला 
देव परमेश्वर यांची वाणी मानिळी नाहीं व त्याचा 
करार मोडिला; परमेश्वराचा सेवक मोझे यानें विहित 
केलेलें सर्वे कांहीं त्यांनीं जुमानिळें नाही; ते तें ऐकतना 
व त्याप्रमाणे वर्ततना. 

१३ हिज्कीया राजाच्या कारकीर्दीच्या चौदाव्या 
वर्षी अश्ारचा राजा सम्हेरीब यानें यहूदाच्या सर्व 
तटबंदी नगरांवर चढाई करून तीं घेतलीं. १४ यहूदाचा 
राजा हिज्कीया यानें अश्हूरच्या राजाला लाखीश येथें 
सांगून पाठविलें कीं माझ्या हातून अपराघ झाला आहे, 
आतां मजकहन परत जा; आपण मजवर जो बोजा 
लादाळ तो मी साहीन. यहूदाचा राजा हिज्कीया यानें 
तीने किक्कारे चांदी व तीस किक्कार सोने खंडणी 
द्यावी असें अशरच्या राजानें ठरविलें. १५ परमे- 
श्वराच्या मंदिरांत व राजवाड्याच्या भांडारांत जेवढी 
चांदी मिळाली तेवढी हिज्कीयाने त्यास दिली. 
१६ त्या प्रसंगीं हिज्कीयानें. परमेश्वराच्या मंदिराचे 
दरवाजे. व दारबाह्या यांवर जी सोन्याची मढणी 
केली होती. ती काहून अह्यूरच्या राजास 

१ निग्रेम २५:२९ पाहा. 





४२९२९ 


- _ 
राजास बोलावर्णे पाठविळें. तेव्हां. खानगी कारभारी 


र्राजे 





१७ एवढ्यावरहि अऱ्रदरच्या राजानें ततान, 
रबऱ्सारीस व रब-शाके यांस मोठ्या सैन्यानिशी 
लांखीक्याहून यरुकाळेमास हिज्कीयाकडे पाठविलें. ते 
यरदाळेमास जाऊन परटाच्या शेताजवळच्या वरल्या 


दिली. 


नळानजीक येऊन ठेपले. . १८ त्यांनीं 
पल््याकीम बिन हिल्कीया, चिटणीस: शेबना :व 
अँखरनंवीस यवाह बिन आसाफ हे त्याजकडे 
गेंळेः - तेव्हां रब-शाके त्यांस म्हणाला 
हिंश्कीयाला सांगा कीं राजाधिराज, अशशरचा राजा 
म्हणतों, हा तुझा भरंवसा कसलां ! २० तूं बोलून 
दाखेकिळेला तुझा युद्धसंकल्प व युद्धवल ह्या केवळ 
वायफळ गोषी आहेत. ते. माझ्याशी फितूर झालास 
तो. कोणाच्या बळावर १ २१ -पाहा,. तो मिसर म्हणजे 


ऱचेचळेला . बोरू, त्यावर तूं टेकतोस; त्यावर कोणी 


टेकला: तर तो त्याच्या हातांत शिरून बोचेल; जे कोंणी 
मिसरी राजा फारो याजवर टेकतात त्यांस तो असाच 
आहे. २२. तूं मला म्हणक्षीठ, आम्ही आमचा देव 
परमेश्वर याजवर मिस्त ठेवितो, तर ज्याची उच्चस्थानें 
व वेदी काहून टाकून यहूदा : व. यरुशलेम यांस 
हिज्कीया म्हणाला कीं या एका वेदीपुढें यरकालेमांत भजन 
करा; तोच नव्हे का तो देव ९ २२: आतां माझा धनी 
अशछशर्चा राजा याशीं सामना करण्यास उभा राहा; 
तुला स्वार बसविण्याची ताकद .असलीः तरं तुला दोन 
इजार घोडा देतों: २४ 'मांझ्या धन्याच्या अगदीं 
"कनिष्ठ दजाच्या एका तरी सरदाराला तूं कसा पिटाळझील १ 
म्हणूनच तू. रथ आणि स्वार मिळविण्याविषयीं मिसरावर 
मिस्त ठेवितोस ना £ २५ मी या देशावर. चाळ करून 
यांचा नाश करण्यास आळों. तों का परमेश्वराच्या 
सांगण्याबांचून £ परमेश्वरानेंच मला सांगितलें कीं 
यां देशावर चढाई करून जाव याचा विघ्वेस कर. 
२६ मग एल्याकीम बिन हिल्कीया, शेबना व यवाह 
यानी 'रेब-शाके यास विनंति केली कीं आपल्या .दासांशीं 


अरांमी भाषेत बोला, ती आम्हांस समजते; कोटावरीछ. 
लोकांच्या कानीं पडेल म्हणून यहूदी भाषेंत आग्दांशी 


अण १८४१६२७. 
बोळ. नका. २७ रब-शाके; ह्यानें उत्तर :केळें-करी;माझ्या. 
धन्याने केवळ तुझ्या धन्याशीं व तुजशीं हें. बोलण्यास- मठा 
पाठबिळें काय १ जे तुम्हांबरोबर कोटावर बसले आहेत 
त्यांनीं आपलें मलमूत्र भक्षण करावें 'म्हणूत:त्यांजकंडेहि 
पाठविळें नाहीं काय ६ २८ मग रबःशाके पुढें होऊन 
यहूदी भाषेंत मोठ्याने. म्हणाला, राजाधिसज, असरा. 
राजा याचें म्हणणें ऐका: २९ राजा--म्हणतो,: 
हिज्कीयास तुम्हांला भुरळ : घाळूं देऊं नका, . त्याच्याने 
तुमचा माझ्या हातून. बचाव व्हावयाचा नाहीं; 
३० परमेश्वर आमचा बचाव करीलच करील, हें शहर 
अश्हरच्या राजाच्या. हातीं जाणार नाहीं असें- बोलून 
हिज्कीया तुम्हांस . . परमेश्वरावर भिस्त ठेवण्यास न 
लावो. ३१. हिज्कीयाचें ऐकू नका, कारण अव्हारचा 


राजा म्हणतो, मजशी सल्ला करा व मजकडे निघून या; 


आणि तूते तुम्ही. प्रत्येक जण आपआपल्या दाक्षवेलाचें 
फळ खा, तुम्ही. प्रत्येक जण आपआपल्या अंजिरांचें फळ 
खाव तुम्ही प्रतेक जण आपआपल्या. हौदांचें पाणी प्या; 
३२. पुढें मी. ग्रेऊन, तुमच्या देझासारक्षा द्वेश, धान्याचा. 
व. द्राक्षारसाचा:-देव, अन्नाचा: व. ्राक्षींच्या > मळ्य़ांचा 
देश, जैतून: तेळाचा 'व.:, मधाचा देवा-- यांत :तुस्ह्मंस 
नेईन; म्हणजे तुम्ही . जीवंत . राहाल, मरणार. नाहीं; 
परमेश्वर आमचा बचाव करील असें बोळून हिज्कीया 
तुमचें मन वळवू. पाहील. तेव्हा त्याचें ऐकूं नका. 
३३ राष्ट्रांच्या देवांपैकी कोणीं आपला देश अन्हारच्या 
राजाच्या हातून सोडविला आहे १ ३४. हइमाथ 
व. अपोद आंत्वे देव कोठें आहेत १ सफस्वाईम, 
हेना च इव्ता., .यांचे.. देवे कोठें आहेत १ त्यांनी 

रोळ- - माझ्या .हातून सोडविले आहे काय १ 
३५: या.. स॒वै- देशांच्या : देवांपैकी कोणी आपला. देश 
माझ्या हातून :सोडविला १.-.तर परमेश्वर माझ्या. हातून 
यस्ल््र्म. कते -सोडविणार १२ . ३६ लोक गप्प राहिले; 
त्याजशी* एकहि शब्द बोलले नाहींत; कारण तुम्ही 
त्याहा: उत्तर. देऊं नका अक्षी राजाची :त्यांस ताकीद 
होती... ३७ मग खानगी कारभारी एल्याक्रीम बिन 
हिल्कीया, विटणीस शेबना व. चखरनवीस यवाह 


४२३ 


अ० १८६३०-१९:२२ 


श्राजे 





बिन आसाफ हे आपलीं वल्ले फाहून हिज्कीयाकडे 
आले व त्याला त्यांनी रब-शाके ह्याचें बोलणें कळविलें 
हें ऐकून हिज्कीयाने आपलीं वसे 
९ काढिली व गोणताट नेसून तो परमेश्वराच्या 
: __ मंदिरांत गेला. २ तेव्हां खानगी कारभारी 
एल्याक्रीम, चिटणीस शेबना व याजकांपैकीं बृद्ध ठोक 
यांस गोणतांट नेसलेले असे आमोजाऱचा पुत्र यशया 
संदेष्टा याच्याकडे त्यार्ने पाठविले. ३ ते जाऊन त्याला 
म्हणाले, हिज्कीया असें म्हणतो की आजचा दिवस 
केश, शिक्षा व अपमान यांचा आहे, कारण मुळें 
जन्मावयास आलीं पणे  प्रसंवण्याची शक्ति नाही; 
४ जीवंत देवाचा उपमर्द. करण्यासाठी अळरच्या 
राजानें रब-शाके याजबरोबर ओो निरोप पाठविला त्याचे 
शब्द आपला देव परमेश्वर कदाचित. ऐकेल, व आपला देव 
परमेश्वर ते शब्द ऐकून त्याला शिक्षा कंरील, म्हणून 
जें कांहीं दोष उरळें आहे. त्याकरितां आपण रदबदली करा, 
५. याप्रमाणे हिज्कीया राजाचे सेंवंक' यशया याजकडे 
धन्याला असें सांगा, . परमेश्वर म्हणंततो,- : अश्छरच्या 
राजाच्या सेवकांनी ज्या दन्दांनी माझा उपमंदे केला 
आहे ते. शब्द तं. ऐकले आहेत; . त्यांनी तूं घाबरू 
नको. ७ पाहा, मी त्याच्या ठायी. अश्नी कांहीं प्रेरणा 
करीन कीं तो कांहीं. अफवा ऐकून आपपल्या देशास 
परत जाईल व त्याच्याच देशांत तो तरवारीने पडेल 
असें मी करीन 
८ नंतर रब-शाके परत गेला तेव्हां अस्ूरचा राजा 
लिब्ना नगराशीं लढतांना त्याला आढळला; कारण 
लाखीशाहून त्यानें तळ उठविला . अशीं त्याला खबर 
लागली होती. ९ मग कुझाचा राजां तिर्‍्हाका तुजशीं 
लढावयास निघाला आहे असें कोणी बोलंतांना त्यानें 
ऐकळें; हे ऐकून त्यानें हिज्कीयाला - जासुंदांच्या 
- हातीं सांगून पाठविळें कीं १० तुम्ही हिज्कीया 
राजाकडे जीऊन सांगा, ज्यां तुझ्या देवावर तूं भिस्त 


ठेवितोसं -तो, अस्ारच्या राजाच्या हाती यराळेम- 


६ ! तेव्हां यशया त्यांस म्हणाला, आपल्या । १७ 


११ अह्शरच्या राजांनीं सर्वे देशांचे काय केलें तें 
पाहा; त्यांचा विध्वंस कसा केला हें तूं ऐकळें आहेच; 
तर तूं सुटणार काय ६ १२. गोजान, हारान, रेसफ ब 
तलस्सार येथें राहणारे एदेनी लोक यांचा माझ्या वाढ- 
वडिलांनीं विध्वेस केला, त्यांचा त्या राष्ट्रांच्या देवांनी 
बचाव केला काय १ १२ हमाथाचा राजा, अपोदाचा 
राजा, आणि सफरवाईम, हेना- व इव्वा यांचे राजे हे 
कोठें आहेत £ १४ हिज्कीयानें जासुदांच्या हातून हें 
पत्र घेऊन वाचिलें; मग हिज्कीया परमेश्वराच्या मंदिरांत 
गेला आणि तें -त्याने परमेश्वरापुटें उघडून ठेविलें. 
१५ हिज्कोयाने परमेश्वराची प्रार्थना केली कीं हे 
परमेश्वरा, इद्ाएलाच्या देवा, करूबारूढ असलेल्या देवा, 
तूंच कायतो पृथ्वीवरील सवे राज्यांचा देव आहेस; 
तूंच आकाश व पृथ्वी हीं निर्माण केलीं. १३ हे परमेश्वरा, 
कान लावून ऐक; हे. परमेश्वरा, तूं डोळे उघडून पाहा 
आणि सन्हेरिनाने तुझा म्हणजे जीवंत देवाचा उपमर्द 
करण्यासाठीं जो निरोप पाठविला आहे त्याचे शब्द ऐक; 
हे परमेश्वरा, खरोखर असाएच्या राजांनीं सर्वं 
राष्ट्र व त्यांच्या जमिनी ओसाड केल्या आहेत; 
१८ त्यांचे देव. त्यांनीं अभ्तींत टाकिले आहेत; कारण ते 
देव नव्हते, . ते मबुष्याच्या. हातानें घडलेले काष्ठ. व 
पाषाण होते म्हणून त्यांनीं त्यांचा नाश॒& केला. 
१९ आतां पस्मेशवरा, आमच्या देवा, त्याच्या हातांतून 
आम्हांला सोडीव,. म्हणजे एथ्वीवरील सवे राष्ट्रं जाण- 
तील कीं तूंच कायतो परमेश्वर देव आहेस. 

२० तेव्हां आमोजाचा पुत्र यया यानें हिज्कीयाला 
सांगून पाठविळें कीं परमेश्वर इख्राएलाचा देव असें 
म्हणतो, अळ्हारचा राजा सन्हेरीब यासंबंधाने तूं. माझी 
प्रारथवा केली ती मीं ऐकली आहे. २१ तर त्याच्या- 
विषयीं परमेश्वर वचन बोलला आहे तें हॅ : सीयोनाची 
कुमारी तुला तुच्छ लेखिते व तुझा उपहास करिते; 
यर्दालेमाची कन्या, तुला पाठमोरें . झाछेळें पाहून, आपलें 
मस्तक हालविते. २२ तूं कोणाची निंदा केली १ कोणाच्या 


विख्दु .. दुभाषण केलें £ कोणाच्या विहद्ध ताठ्यानें 


रागणार नाही, . असें बोलून तुला न फसंवो: | बोललास £ कोणावर आपल्या भोवया चढविल्या ? 


डरेड 


२ राजे 





जो पवित्र त्यावर ! २३ तूं आपल्या 
'जासुदांच्या द्वारे प्रभूची निंदा करून म्हणालास, मी 
आपल्या बहुत रथांनिशीं पर्वतांच्या माथ्यावर, लबा- 
नोनाच्या अगदीं मध्यापर्यंत चढून आलों आहे; मी 
'त्याचे उंच गंधसरू व निवडक देवदारु तोडीन; त्याच्या 
अत्यंत. दूरच्या . उचस्थानीं त्यांच्या फळझाडांच्या राईत 
प्रवेश करीन. २४ मी खणून परस्यलांचें पाणी प्यालो; 
'माझ्या.. पायांच्या तळव्यांनीं मिसर... देशाचे सवे जल- 
प्रत्राह. मी सुकवून टाकीन. २५ तुझ्या कानावर हॅ 
आलें नाहीं काय कीं मीं पूर्वी प्राचीन काळीं योजिले 
असून आतां प्रत्ययास आणिलें कीं तटबंदी नगरांचा 
विध्वंस करून त्यांचे ढीग करण्यांत यावे ? २६ ह्याकरिता 
त्यांतील रहिवासी बलहीन झाले, ते भयभीत व 
फजीत झाले; शेतांतील हिरवे ग्रवत, धाब्यावरचें 
ग्रवत, वाढ. पुरी होण्यापूर्वी करपलेळें धान्य त्यांसारखे 
ते. झाळे. २७ तुझें बसणेंउठणें, तुझें जाणेंयेणें व 
तुझा. मजवरला संताप मला ठाऊक आहे. २८ मज- 
बरल्याः तुझ्य़ा संतापामुळें व माझ्या कानावर आलेल्या 
तुह्या. उन्मत्तपणामुळे मी. तुझ्या: . नाकांत ::चेसण 
व तुझ्या .तोंडांतः लगाम घालून; ज्या वाटेने 
तू. आलास “तिनंच तुला परत लावीम:ः २९९ आतां 
तुळा हें चिन्ह देतों: यंदां तुम्ही आपोआप- उगवलेले 
खाल; पुढल्या वर्षी त्याचा खोडवा. फुटेल तो 
:खाल; तिसऱ्या वर्षी तुम्ही पेरा, कापा, द्राक्षांचे. मळे 
लावा च' त्यांचें फळ खा. ३०. यहूदा वंशांतील 
निभावलेला शेष पुनः खालीं. मूळ धरीळ आणि 
वर फळ' देईळ.. ३१ कारण येरकालेमांतून शेष निघेल 
व सीयोन डोगरांतून निभावलेले निघतील; परमेश्वराची 
आस्था हे सिद्धीस नेईल. ३२ ह्याकरिता अशझरच्या 
राजाविषयीं परमेश्वर म्हणतो कीं तो या नगरांत प्रवेश 
करणार नाहीं, त्यावर एकहि बाण सोडणार नाहीं; तो 
ढाल घेऊन त्याशीं सामना करणार नाहीं आणि त्यावर 
मोची लावणार नाहीं. ३३ ज्या वाटेने तो आला तिनेच 
तो परत. जाईल;. त्याचा ह्या नगरांत प्रवेश. होणार 
नाहीं असें परमेश्वर म्हणतो. . ३४ मी आपल्याकरितां 





अ० १९:२२-२९०:७ 


व॒ माझा सेवक - दावीद याच्याकरितां या नगराचा 
उद्घार होईल असें याचें संरध्षण करीन. 

३५ त्या रात्रीं असें झालें की परमेश्वराच्या देव- 
दूतानें जाऊन अह्री गोटांतलळे एक लक्ष पंचायशीं 
हजार लोक मारिले ; पहाटेस लोक उठून पाहतात तों 
सवे प्रेतेंच प्रेते ! ३६ मग अरशूरचा राजा सॅम्हेरीब 
तळ उठवून माघारा चालता झाला आणि :निनवेत 
जाऊन राहिला. ३७ तेथें तो आपला देव निलोख 
याच्या देवळांत जाऊन पूजा .करीत असतां अद्रम्मेळेक 
व शरेसर यांनीं त्यास तरवारीने वधिलें; आणि ते 
अराराट देद्यांत पळून गेळे; मग एसरःहद्दोन' त्याच्या 


जागीं राजा झाला. 


१ त्या समयी हिज्कीया आजारी पडून 

३ ७ मरावयास टेकला, तेव्हां आमोजाचा पुनर यशया 
संदेटटा त्याजकडे थेऊन त्याला म्हणाला, 
परमेश्वर म्हणतो, आपल्या धरांची निरवानिरव कर, 
कारण आतां तूं मरणार, जगणार नाहींस. २ तेव्हां 
त्यानें आपळें तोंड भिंतीकडे . फिरवून परमेश्वराची 
प्राथना केली; तो म्हणाला, ३ हे परमेश्वरा, मी 
तुझ्यासमोर सत्यतेनें व सात्विक मनानें वागलो आहें 


आणि तुझ्या दृष्टीनें जें योग्य तेंच करीत आलों आहें 


ह्याचें स्मरण कर अजी तुला मी विनंति करितों; असें म्हणून 


'हिंश्कीया मनस्वी रडला. ४ तेव्हां नगराच्या मंघल्या 


चौकात यशया जाऊन पोहचतो तों त्याला परमे- 
श्वराचा संदेश आला तो हा : ५ परत जाऊंन माझ्या 
लोकांचा नायक हिज्कीया यास सांग, तुझा पूवेज 
दावीद याचा देव परमेश्वर म्हणतों; मीं तुझी प्रार्थना 


-ऐकली आहे, तुझे अश्व पाहिळे आहेत; मी. तुला 


बरें करितों. तू आजपासून तिसऱ्या दिवशीं परमे- 
श्वराच्या मंदिरी जाशील. ६ मी तुझें आयुष्य पंधरा 
वर्षांनीं वांढवितों; मी तुळा व या नगराला अळछरच्या 
राजाच्या हातांतून सोडवीन; माझ्याकरिता व माझा 
सेवक दाबीद याच्याकरितां मी या. नगराचें संरक्षण 
करीन. ७-यशयांने सांगितळे, अंजिराची एक चांदकी 
आणा. ती त्यांनीं आणून गळवावर वांधिली व त्याला 


४२५ 


अ० २०५७-९१५८ २ राजे 





गुण आला. ८ -हिज्कीयारने - यशयास::विचारिलें कीं | आहे. तो आणखी म्हणाला, माझ्या कारकीर्दीत तरी 
तिसऱ्या दिवशीं परमेश्वर मला: बरेंः'करील व मी । शांतता व. स्थिरता हीं राहणार ना £ २० हिज्कीयाचीं 
परमेश्वराच्या. मंदिरी जाईन--याची खूण काय १ | बाकरीचीं कृत्ये, त्याचा सर्वे पराक्रम, त्यानें तळें व नळ 
९ यशया .म्हणाला, परमेश्वराने. जें सांगितळें तें तो बांधून नगरांत पाणी आणिलें या सर्वांचे वर्णन यहूदांच्या 
करीलच याविषरीं परमेश्वराकडून ही खश: आहे : शंकु- | राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय १ २१ हिज्कीया 
यंत्रावरील- छाया. दहा अंश "पुढें जावी कीं मागे. यावी ? आपल्या पितरांजवळ जाऊन. निजला व त्याच्या जागीं 
१०  हिज्कीयाने . म्हटलें, छाया दहा'< अंश पुढें जावी , त्याचा पुत्र मनश्दे राजा झाला. 
ही सोपी गोष्ट आहे; तर छाया दहा अंश-मारें यावी. १. 'मनऱहे राज्य करूं लागला तेव्हां 
'११ यशया संदेष्टयानें परमेश्वराची प्राथना केली आणि | १९ बारा वषाचा होता; त्यानें यरकालेमांत पंचावन्न 
आहांजाच्या शंकुयंत्रार॑ छाया दहा अंश उतरली | .. वर्षे राज्य .केटें; त्याच्या आईचें नांव हेफ्सी-बा 
होती तेवढी त्याने मागें आणिली. ... : असें. होतें. २ इस्लाएह लोकांपुहून परमेश्वराने ज्या 
१९ त्या वेळेस बाबेलचा राजा ब॑लुदानाचा पुत्र  राष्ट्रांस घालवून दिलें होतें त्यांच्या अमंगळ आचारां- 
बरोदख-बलदान ; याने :“हिज्कीयाला पत्र. व नजराणा . प्रमाणें परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें मनरशानें केलें. 
पाठविला, कारणः: तो आजारी असल्याचें- त्यानें :-ऐकलें । ३ त्याचा. बाप. हिज्कीया याने उषधस्थानें विध्वस्त केलीं 
होतें. १२. तेव्हां हिज्कीयानें . जाखुदांचे. ऐकून आपलें । होतीं. : तीं. त्यानें पुन: बांधिली; इस्राएठाचा राजा 
सवे भांडार त्यांस दाखविलें; आपलें रुपें, .सोनें, सुगंधी । अहाब,- याच्याप्रमाणें बालमूर्तीसाठीं वेदी बांधून त्याने 
द्रव्ये, उत्तम. तेळ, सर्वे शत्ागार व त्याच्या भांडारांत | एक : अज्षेरामूर्ते केली; त्याप्रमाणेंच तो  नक्षत्र- 
होतेंनव्हतें तें... संव त्यानें दाखंविलें;., हिज्कीयाने । गणांची पूजा . करीत असे. ४ परमेश्वराने ज्या 
दाखविलें - नाहीं असें : त्याच्या, घरांत व :राज्यांत :कांहीं | आपल्या .अंदिरावित्नयीं. म्हंटळें -होतें. कीं यरुशलेमांत 
नव्हतें. १४ मग यशाया' संदेष्यानें हिज्कीया राजाकडे' मी.. आपळें- नांम<ठेवीन त्यांत त्यानें वेद्या: ब्रांधिल्या. 
येऊन बिचारिलें, 'ते भेलुष्य काय म्हणाळे व ते क्रोढून. ५: परमेश्वराचा: मंदिराच्या . दोन्ही अंगणांतः:. त्याने 
आले. १ . हिज्कीयाने उत्तर दिलें, ते. दूर :-देशाहून | नक्षत्रमणांसाठीं  वेद्या बांधिल्या. ६ त्यानें आपल्या 
मजकडे . आळे. १५ मग त्याने वित्रारिले रांत : पुत्राचा. अभींत होम करून तो अर्पिला; तो शकुनमुहूत 
तुझ्या घरांत. काय काय पाहिलें £ हिज्कीया म्हंग्राला, । पाळीत असे, जादूटोणा- करीतः असे. आणि भूतवैद्य व 
माझ्या घरांतळें सवे कांहीं त्यांनीं . पाहिलें; माझ्या | चेटकी यांजशीं. संबंध ठेवीत असे; परमेश्वराच्या दृष्टीने 
भांडागारांतलें मीं.त्यांना दाखबिळें नाहीं असें कांहींच नाहीं. | वाईट असें पुष्कळ करून. त्यानें त्यास संताप आणिला. 
१६ तेव्हां. यहाया:. हिज्कीयाला म्हणाला, परमेश्वराचे । ७ आपण केळेली अश्ञेरामूर्ति त्याने परमेश्वराच्या . मंदिरांत 
वचन ऐक: १७ पाहा, असे दिवस येत आहेत. कीं. | ठेविली; ह्या . मंदिराविषयी दावीद. व त्याचा पुत्र 
तुझ्या घरांत जें कांही आहे.व तुझ्या वाडवडिलांनीं | शलमोन. यांस. परमेश्वर म्हणाला होता कीं हें मंदिर 
जें. आजवर' सांढवून .ठेविळें आहे. ते सवे बराजेलास | आणि इल्यएठाच्या सवे वंशांतून निवडून - घेतलेले 
घेऊन जातील, कांहीं दिढक राहणार नाहीं, असें | यरुदाळेम यांत मी. आपे नाम निरंतर ठेवीन; 
परमेश्वर म्हणतो. १८ तुजप्रासून होणारे . तुझ्या पोटचे । <. मीं त्यांस ज्या आहा दिल्या होत्या आणि माझ्या 
पुत्र यांस ते. नेतील व. : ते: बाबेलच्या. राजवाड्यांत । सेवक मोशे यानें त्यांस जें. घर्मशाक्त विहित केलें 
खोजे होऊन 'राहतीछि: १९. सेव्हां हिज्कीया यरयाला । होतें तें सवे मान्य -करून ते. पाळतील तर जो देश 
महणाला, आपण सांगितलेले परमेश्वराचे वचन “यथायोग्य | इल्लाएरू-- लोकांच्या पूर्वेजांस दिला आहे तेथून ते 
४२६ 














२्राजे 


गनेघून चोहोकडे भटकतीळ असें मी करणार नाहीं; 
२ पण. त्यांनी ऐकले नाहीं. मनरशाने त्यांस एवढें 
बहकविळें कीं इद्लाएलादेखत परमेश्वराने ज्या राष्ट्रांचा 
संहार केला होता त्यांच्याहिपेक्षां ते अधिकच दुष्कर्म 
करू लागळे. १० ह्याकरितां परमेश्वराने. आपळे सेवक 
ज्ञे संदेष्टे त्यांच्या द्वारें विदित केळें कीं. ११ यहूदाचा 
राजा मनश्शे यानें हीं अमंगळ छकृत्यें केलीं आहेत; 
पूवैकाळच्या अमोरी लोकांपेक्षांहि अधिक दुष्कर्म केलें 
आहे. आणि आपण मूर्तीच्या नादीं लागून यहूदासहि 
पाप करावयास लाविलें आहे; १२ म्हणून इत्लाएलाचा देव 
परमेश्वर. म्हणतो, पाहा, मी यरुशलेम व यहूदा यांवर 
एवढें अरिष्ट गुदरविणार आहें कीं ज्याच्या कानावर तें 
जाईल त्याचे दोन्ही कान भणभणतील; १३ मीं शोम- 
सोनावर लाविळेळें मापनसूत्र व अहाबाच्या घराण्याला 
ठाविलेला ओळंबा. हीं. यरठाळेमांला लावीन; . थाळी 
जशी घासूनपुसून व. उलथीपालथी करून ठेवितात 
तसेंच मी यरुरळेमाचें करीन. १४ शेष राहिलेल्या 
माझ्या वतनरूप लोकांचा भी. त्याग करीन; त्यांस 
शत्रूंच्या हातीं देईन; ते आपल्या सवे शत्रूंचे भक्ष्य 
व लूट होतील; १५ कारण त्यांचे पूवेज मिसर देशांतून 
बाहेर निघाले तेव्हांपासून आजपर्यंत माझ्या दृष्टीनें 
* जें बाईट तें करून त्यांनीं मला संताप आणिला आहे. 
१६ मनश्ाने परमेश्वराच्या दृष्टीने जें वाईट तें 
करून यहूदास पाप करावयास *लाविलें एवढेंच नव्हे 
तर त्यानें निर्दोषी जनांचा भनस्वी संहार केला,. एका 


अ० ९१५८-२९ 


त्याच्या आईचें नांव मु्लमेथ असें होतें; ती यटबा 
येथला हारूस याची कन्या. २० त्यानें आपला बाप 
मनइ्हझे याच्या करणीप्रमाणें परमेश्वराच्या दृष्टीने जें 
वाहेट तें केलें. २१ त्याचा बाप ज्या मानने चालला 
त्याने तो चालला; ज्या मूर्तीची त्याच्या बापाने 
पूजा केली त्यांची पूजा त्यातेंहि केली. २२ आपल्या 
वाडवडिलांचा देव परमेश्वर यास त्यानें सोडिले; तो 
परमेश्वराच्या मार्गानें चालला नाहीं. २३ आमोनाच्या 
चाकरांनीं त्याच्याशीं फितुरी केली; त्यांनीं राजास 
त्याच्याच वाड्यांत जिवे मारिले; २४ पण ज्यांनी 
आमोन राजाशी फितुरी केळी त्या. सर्वीस देहाच्या 
लोकांनीं जिवें मारिटें; त्यांनीं त्याच्या जागीं त्याचा 
पुत्र योक्षीया यास राजा केलें. २५ आमोनाची 
बाकीचीं कृत्ये यहूदाच्या राजांच्या बखरींत वर्णिली 
आहित, नाहींत काय ९ २६ आमोनास उज्बाच्या बागेत 
त्यानेंच बांधिलेल्या थडग्यांत मूठ्माती देण्यांत आली; 
त्याच्या जागीं त्याचा पुत्र योशीया हा राजा 
योशीया राज्य करू छागला तेव्हां तो 
4 आठ वर्षांचा होता; त्यानें यरुकषलेमांत एकतीस 
वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें नांव यदीदा. 
ती बसकथ. एथला अदाया याची कन्या. २ परमेश्वराच्या 
दृष्टीनें जें बरें तें त्यानें केलें; ज्या मार्गानें त्याचा 
पूवेज: दावीद चालला त्यानेच तोहि चाळला; उजवी 


.डावीकडे वळला नाहीं. 


३ आपल्या कारकीर्दीच्या अठराव्या. वर्षी योज्लीया 


टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत यरुळेम रक्तमय केलें. | राजानें आपला व्विटणीस शाफान बिन असल्या बिन मु- 
१७ भनईशाचीं. बाकीचीं कृत्यें, त्यानें जें कांहीं केलें तें | ज्ञाम यास परमेश्वराच्या मंदिरीं पाठविलें; ४ त्यानें त्यास 
सवे आंणि त्यानें केलेळें पापकर्म या सर्वांचे वर्णन | सांगितलें, जा, मुख्य याजक हिल्कीया यास सांग कीं 
यहूदाच्या राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं काय £ | जो पैका परमेश्वराच्या मंदिरी आलेला आहे व द्वारपाळांनीं 
१८ मनरहे आपल्या पितरांजवंळ जाऊन निजला; | लोकांपासून जमविला आहे. त्याचा हिशोब करा. 
त्याच्या वाढ्याच्या बागेत म्हणजे अर्थात्‌ उज्जाच्या ! ५. मग तो परमेश्वराच्या मंदिराची देखरेख करणाऱ्या 
बागेंत त्यास मूठमाती देण्यांत आली आणि त्याच्या ' कामदारांस द्या; त्यांनीं तो पैका. घेऊन मंदिराची मोड- 
जागीं त्याचा पुत्र आमोन हा राजा झाला तोड झाली असेल ती दुरूस्त करण्यासाठीं कारा- 

१९ आमोन राज्य करूं लागला तेव्हां तो बावीस  गिरांस द्यावा. ६ सुतार, बांधकाम करणारे व गवंडी 
वर्षांचा होता; त्यानें ' यरकालेमांत दोन वर्षे . राज्य केळेंः | यांस तो द्यावा; तसेंच मंदिराची दुरुस्ती करण्यासाठीं 


४२९०७ 


अ० २९२५६-२३४५ 


२ राजे 





लाकूड व घडींव चिरे विकत घ्यावे. 
७ ज्यांच्या हातीं तो पैका दिला होता, त्यांच्याकडे 
कोणीं हिशोब मागितला नाहीं, कारण ते आपर्ले. काम 
सचोटीर्ने करीत. ८ मुख्य याजक हिल्कीया यानें शाफान 
चिटणीस यास सांगितलें कीं परमेश्वराच्या मंदिरांत 
मला नियमशास््राचा ग्रंथ सांपडला. आहे. हिल्कीयाने 
तो ग्रंथ ' शाफानास दिला व. त्यानें तो वाचिला. 
९ शाफान 'चिटणिसाने राजाकडे परत येऊन त्यास 
असें कळविलें कीं आपल्या सेवकांस मंदिरांत जो पैका 
मिळाला :त्तो सवे. त्यांनीं थेल्यांत भरून. परमेश्वराच्या 
मंदिराची ' देखरेख करणाऱ्या कामदारांच्या हवालीं 
केला आहे. १० झाफान विटणिसाने राजांस आणखी 
असें सांगितलें कीं हिल्कीया याजकाने मळा एक ग्रंथ 
दिला. आहे. शाफानानं . तो राजास वाचून दाखविला. 
११ त्या. नियमशाक्राच्या ग्रंथांतठीं वचने राजानें 
ऐकलीं तेव्हा त्यानें आपलीं वल्लें काडिलीं. १२ मग 
त्यानें हिल्कीया . थाजक,. . अहीकाम :*बिन झाफान, 
अखबोर विन मिखाया, शाफान' व्िटणीस व राजिसेवक 
असाया 'यांस' आज्ञा केली. कीं, . १३२ ह्य जो. ग्रंथ 
सांपडला आहे त्यांतील -मजकुरासंबंधाने तुम्ही जाऊन 
माझ्यातं्फे,  'प्रजेच्यातर्फे : व सर्वे. : यहूदाच्यातफे 
परमेश्वरांस प्रश्न “करा; आमच्या वाडबंडिलांनीं :या 
ग्रंथंतलीं वचने ऐकलीं. नाहींत, व आमच्यासाठी जें 
यांत लिहिलें आहे तें पाळिळें नाहीं. म्हणून परमेश्वराचा 
आम्हांवर मोठा .. क्रोधे भडकला आहे. १४ तेव्हां 
हिल्कीया : याजक, '. अहीकाम, अखबोर, शाफान,- व 
असाया हे हुल्दा संदेट्रीकडे गेले. व तिच्याशी त्यांनीं माषण 
केलें. ती शळूम बिन तिकवा बिन हरहस नांवाचा जामदार 
याची स्री असून तीः-या वेळीं यरुरळेमाच्या दुसऱ्या 
पेठेंत राहत होती. १५ ती त्यांस म्हणाली, इस्नाएलाचा 
देव परमेश्वर म्हणतो, ज्या पुरुषाने तुम्हांस मजकडे 
पाठबिळें त्यास जाऊन सांगा : १६ परमेश्वर म्हणतो, 
पाहा, यहूदाच्या राजानें जो ग्रंथ वाचिला त्यांतील सर्व 
: वचनांप्रमाणे या स्थानावर व येथील रहिकाऱ्यांवर मी 
गहजब आणणार; १७ कारण या लोकांनीं मला 


सोडून देऊन अन्य देवांपुढें धूप जाळिला आहे आणि 
आपल्या हातांनी घडलेल्या सर्व वस्तूंमुळे मला संतप्त 
केलें आहे, म्हणून या स्थानावर माझा को भडकेल, 
तो शांत व्हावयाचा नाहीं. १८ तथापि ज्यानें तुम्हांस 
परमेश्वराल्य प्रश्न करावयास पाठविलें त्या यहूदाच्या 
राजास जाऊन सांगा: . इस्लाएलाचा देव परमेश्वर 
म्हणतो, १९ तूं हीं वचनें ऐकून दीन झालास, आणि 
हे. स्थान व यांतील रहिवासीहि विस्मयाला ब झापाला 


विषय होतील असें जें मी. बोललो आहें तें ऐकून 


परमेश्वरापुढे. नत्न झालास, तूं आपलीं वसते फाडिलीं व 
माझ्यासमोर रडलास यामुळें मीं तुझी विनंति. ऐकली 
आहे, - असें परमेश्वर म्हणतो. २० तर पाहा, 
मी असें करीन कीं तुला तुझ्या पितरांश्ीं मिळवीन; 
तुला तुझ्या कबरेंत सुरक्षितपणे पोंचबितील; जो 
गहजब मी या स्थलावर आणणार आहे तो तू आपल्या 
डोळ्यांनीं पाहणार : नाहींस. त्यांनीं परत' येऊन' राजाला 
हें कळविलें 
१ मगं राजानें यहूदांतील व यरुशलेमांतील 
४ सर्व वडील जनांस बोलावणें पाठवून जमा केलें. 
२ यहूदा येथील सवे लोक, सर्वे यरालेमांतले 
रहिवासी, ग्राजक, संदेषे, सवे आबालवृद्ध यांस बरोबर 
घेऊन राजा परमेश्वराच्या मंदिरीं गेला; परमेश्वराच्या 
मंदिरांत. सांपडलेल्या कराराच्या ग्रंथांतील सवे वचनें 
त्यानें लोकांस ऐकू अेतील अशीं वाचून दाखषिलॉ. 
३ मग राजाने पीठावर उभें राहून परमेश्वरासमोर 
असा करार केला कीं मी परमेश्वराचे अनुसरण करीन 
ब त्याच्या आज्ञा, निर्बंध व नियंम जिवेंभावें पाळीन, 
यो. ग्रंथांत लिहिलेली सवे वचनें पाळीन; तेव्हां 
सवे लोकांनीं तो करार मान्य केला. ४ मग. राजानें 
हिल्कीया सुख्य याजक, दुसऱ्या प्रतीचे याजक आणि 
द्वारपाळ यांस आज्ञा केली कीं बाल्भूर्ति, अशेरामूर्ति 
व॒नक्षत्रगण यांच्याकरिता जीं पात्रें केठी आहेत 
तीं सवे परमेश्वराच्या मंदिरांतून बाहेर क्राढा. त्याने तों 
सवे पात्रें यरुशलेमाच्या बाहेर किद्रोनच्या मैदानांत 
जाळून त्यांची राख बेथेल येथें. पाठविली. ५ जितके 


रेट 


र्र्जे 


अ० २३े$५-रेरे 





पुजारी यहूदाच्या राजांनीं यहूदी नगराच्या उच्चस्थानीं 
व यरुशलेमाच्या आसपासच्या उच्चत्थानीं धूप जाळण्या- 
साठीं. नेमिले होते ते आणि जे कोणी बाल, 
सूर्ये, चंद्र, राशिचक्र व नक्षत्रगग यांस धूप जाळीत 
होते ती सर्वे राजानें काहून टाकिलीं. ६ त्यानें 
परमेश्वराच्या मंदिरांतून अशेरामूति बाहेर काढिली 
व यस्कालेमाबाहेर -किद्रो) ओहोळाजवळ नेऊन 
जाळून टाकिली, पायांनीं तुडवून तिचें. चूर्ण केलें व 
तें साधारण लोकांच्या कबरांवर फेकून दिलें; 
७ त्याप्रमाणेंच परमेश्वराच्या मंदिरास. लागून पुरुषगमन 
करणाऱ्यांची घरें होतीं तीं त्यानें मोडून टाकिलीं; 
त्यांत स्रिया अशेरामू्तीप्रीत्यय पडदे विणीत असत. 
८ त्यानें यहूदाच्या सवे नगरांतील य़ाजकांस बोलावणे 
पाठविलें; गेबापासून बैरशेबापर्यंत असलेल्या ज्या 
उच्चस्थानीं ते याजक धूप जाळीत असत तीं त्यानें भ्रष्ट 
केलीं, आणि नगराविकारी यहोशवा याच्या नगराच्या 
वेशींत डाव्या हाताला उच्चस्थानें होतीं तीं सवे मोडून 
टॉकिलीं. ९ तरी पण उच्चस्थानांचे याजक यरुळ- 
लेमांतील . परमेश्वराच्या वेदीजवळः आले नाहींत: ते 
आपल्या भाऊबंदांमध्यें राहून बेखमीर भाकरी खात 
असत. १० नंतर, कोणीं आपला पुत्र अथवा कन्या 
ह्यांचा अम्नींत होम करून त्यास मोलखांस अर्पू नये 
म्हणून हिन्नोमपुत्रांच्या खोऱ्यांतील तोफेत त्यानें. भ्रष्ट 
करून टाकिले. ११ जे घोडे यहूदाच्या राजांनीं 
सूर्यीस वाहून परमेश्वराच्या मंदिराच्या द्वारीं नथन-मेलेक 
नांवाच्या खोजाच्या बाहेरल्या बाजूच्या कोठडीपाशीं ठेविळे 
होते, ते त्यानें काहून टाकिळे आणि सूर्याचे रथ अथ्नीनें 
जाळून टाकिले. १२ आहाजाच्या माडोच्या धाव्यावर ज्या 
वेद्या यहूदाच्या राजांनीं केल्या होत्या आणि मनशानें 
परमेश्वराच्या मंदिराच्या दोहों . अंगणांत ज्या वेद्या 
केल्या होत्या त्या राजानें मोहून फोडून टाकिल्या .आणि 
त्यांची धूळमाती त्यानें किद्रोन ओहोळांत फेकून दिली; 
१३ आणि इस्लाएलाचा राजा. हलमोन यानें यरुर- 
हेमाच्या पूर्वेस आणि विघ्वंसगिरी नांवाच्या पहाडाच्या 
दक्षिणेस सिदोन्यांची अमंगळ देवी अधोरेथ, मवाबाचें 





अमंगळ दैवत कमोड व अम्मोन्यांचें अमंगळ दैवतः 
मिलकोम यांच्याप्रीत्यर्थ . जी उच्चस्थानें बांधिली 
होतीं तीं राजाने भ्रष्ट केलीं. १४ त्यानें तेथील मूर्ति- 
स्तंभ मोडून त्यांचे तुकडे केळे, तेथील अक्कोरामूर्ति 
फोडून टाकिल्या व त्यांच्या ठिक्राणीं माणसांची हार्डे 
भरून ठेविली. १५ मग बेथेल येथें जी वेदी होती 
आणि जें उच्चस्थान  इस्राएलांकडून पाप. करविणारा 
नबाटपुत्र- यराबाम यानें बांधिलें होतें, ती वेदी व तें 
उच्वस्थान त्यानें पाहून टाकिले; तें उचस्थान जाळून 
टाकिळें, त्याचा भुगा केला व अशोरासूर्ति जाळून 
टाकिल्या. १६ योक्लीयानें वळून पाहिलें तों डोंगरा- 
व्ररील कबरा त्याच्या दृष्टीस पडल्या; त्यानें माणसें 
पाठवून कबरांतून हाडें बाहेर काढून आणविलीं आणि 
तीं त्या वेदीवर. जाळून ती भ्रष्ट केली. या गोष्टी 
विदित करणाऱ्या देवाच्या माणसानें देवाचें जें वचन 
कळविलें होतें तदनुसार हें घडटें. १७ भग त्यानें 
विचारिळें, माझ्यासमोर हें जें स्मारक दिसत आहे तें 
कोणाचें £ नगरांतील लोकांनीं त्यास सांगितळें कीं. तूं 
या बेथेलच्या वेदीचें जें कांहीं केळें त्याविषयी ज्या 
देवाच्या माणसाने यहूदांतून. येऊन विदित केलें होतें 
त्याचें हें थडगे. १८ तो म्हणाला, त्याच्या वाटेस जाऊं 
नको, त्याच्या अस्थि कोणी काढू नका. त्यांनीं त्याच्या 
अस्थि शोमरोनाहून आलेल्या संदेष्ट्यांच्या अस्थींबरोबर 
तशाच राहूं दिल्या. १९ जेवढीं उच्चस्थानें शोमरोनांतील 
नगरांत बांधून इस्लाएलाच्या राजांनीं परमेश्वरास 
सं 7प आणिला होता ती सवे योशीयानें काहून टाकिलीं; 
त्यानें बेथेल - येथें केलें होतें त्याप्रमाणेच त्यांचें केलें. 
२० तेथल्या उच्चस्थानांचे याजक होते तितक्य़ांस 
त्यानें त्या वेद्यांवर बलि. दिले व त्यांच्यावर माणसांची 
हाडें जाळिलीं: मग तो यरुशलेमास परत गेला. 

२१ नंतर राजानें सर्वे लोकांस आज्ञा दिली कीं 
या - कराराच्या ग्रंथांत लिहिलें आहे. त्याप्रमाणें तुम्ही 
आपला देव ' परमेश्वर याच्याम्रीत्य्थ वल्हांडण- सण 
पाळा. २२ असा वल्हांडण सण इचल्लाएलाचे झास्ते 
शासन करीत होते त्यांच्या काळापासून व इस्राएलचे 


४२९ 


अ० २३५२२--२४:५ २ राजे 


राजे व यहूदाचे राजे यांच्या कारकीर्दीत कधीं । केळें; त्याच्या आईचे नांव हमूटल; ही लिब्नाकर 
पाळण्यांत आंला नव्हता; २३ योशीया राजाच्या कार- ' यिर्मया याची कन्या. ३२ त्याच्या वाडवडिलांनीं केलें 


कीर्दांच्या अठराव्या वर्षी परमेश्वराप्रीत्यर्थ यरकालेमांत 
वल्हांडण सण पाळण्यांत आला. २४ याखेरीज हिल्कीया 
याजक यास परमेश्वराच्या मंदिरांत जो ग्रंथ सांपडला 
होता त्यांतोळ . नियमशात्लाच्या वचनाप्रमाणे . वर्तावें 
म्हणून यहूदा- देशांत.. व: यल्मलेमांत. दैवज्ञ व चेटकी, 
आणि गृहदेवता, . मूर्त आदिकरून . ज्या अमंगळ वस्तु 
योक्ीयाच्या नजरेस पडल्या त्या त्यानें काहून टाकिल्या. 
२५ मोशाच्या नियमशात्रानुसार आपल्या साऱ्या 
मनार्ने, आपल्या साऱ्या जिवार्ने व आपल्या सार्‍या 
बलाने परमेश्वरभजनीं लागणारा  योक्षीयासारखा 
राजा पूर्वी होऊन गेला नाहीं व पुढेंहि झाला नाहीं. 
२६ एवढें त्याने केळें तरी देखील मनऱशानें जीं संताप: 
जनक कृत्यें करून परमेश्वरास संतप्त केळें होतें 
त्यामुळें परमेश्वराचा जो महाक्रोध यहूदावर भडकला 


होता तो शमला नाहीं. २७ परमेश्वर म्हणाला, मी 


इ्ाएलास जसें आपल्या नजरेपुढून दूर केलें तसेंच 
यहूदासहि वूर करीन; हें यरुालेम .नगर मीं निवडिलें 
होतें व ह्या मंदिरांत माझ्या नामाचा निवास होईल 
असें मी म्हणालो होतों, त्यांचाहि मी त्याग करीन. 
२८ योशीयाचीं बाकीची कृत्यें व त्याने जें कांडी केठें 
त्या सर्वार्चे वर्णन यहूदाच्या राजांच्या बखरीत केलें 
आहे, नाहीं काय£ २९ त्याच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस 
मिसर देशाचा राजा फारो-नखो हा अळारच्या राजावर 
चढाईहे करून फरात महानदापर्यंत गेला असतां 
योक्षीया राजा त्याच्यावर चालून गेला; योशीया 








होतें त्याप्रमाणें परमेश्वराच्या दृष्टीर्ने जें वाईट तें त्याने 
केलें. ३३ यरदाळेमांत त्यास राज्य करितां येऊं नये 
म्हणून फारो-नखो यानें हमाथ देशांतळें रिब्ला येथें 
त्यास॑ बेड्या घालून ठेविलें आणि' त्याच्या देशावर 
शंभर किक्कार चांदी व एक किक्कार सोनें एवढी खंडणी 
बसविली. ३४ मग फारो-नखो यानें योशीयाचा पुत्र 
एल्याकीम यास त्याच्या बापाच्या जागीं राजा केलें. 
त्यानें त्याचें नांव बदळून यहोयाकीम असें ठेविलें; 
यहोआहाज मिसर देशास गेल्यावर मरण पावला. 
२५ यहोयाकीम यानें फारोला सोनें व रुपें दिलें; पण 
हा पैका फारोच्या हुकरमाप्रमाणें देण्यासाठीं त्याला 
देशावर कर बसवावा लागला; देह्यांतल्या सर्व लोकांवर 
कर बसवून फारो-नखो यास देण्यासाठीं त्याने प्रत्येका- 
कडून सोनें व रुपें वसूल केलें. - । 
३६ यहोयाक्रीम राज्य करू लागला तेव्हां तो पंच. 
चीस वर्षांचा होता; त्यानें यरुदाळेमांत अकरा वर्षे राज्य 
केलें; त्याच्या आईचें नांव जबूदा; ती समा. येथला 
पदाया याची कन्या. २७. त्यानें आपल्या पूर्वेणांच्या 
सर्वे करणीप्रमाणे परमेश्वराच्या दृष्टीनं जें वाईट तें 
केलें. १ यहोयाकीमाच्या कारकीर्दीत बाबेलचा 

९९ राजा नबुखदूनेस्सर यानें स्वारी केली; यहोया- 
कीम तीन वर्षे त्याचा अंकित होऊन राहिला; मग 

त्यानें त्याजवर उलटून बंड केलें. २ परमेश्वराने आपले 
सेवक संदेषे यांच्याद्वारे सांगितलेल्या वचनाप्रमाणे 


| यहूदाचा नाश करावा म्हणून त्याच्यावर खास्दी, 


मगिद्दो, येथे त्याच्यासमोर आला तेव्हां त्याळा त्यानें | अरामी, मवाबी व अम्मोनी यांच्या टोळ्या पाठविल्या. 


ठार केलें. . ३० त्याच्या चाकरांनीं त्याचें प्रेत रथावर रे यहूदी लोकांस आपल्यासमोरून घालवावे म्हणून 
घाळून मगिह्दो येथून यरुदाळेमास पोहचविले; त्यानें | निःसंशय हें सवे परमेश्वराच्या आज्ञेने यहूदावर आले; 
स्वतः केलेल्या थडग्यांत त्यांनीं त्यास मूठमाती दिली. मग । मनश्‍्शानें केलेल्या सवे पापकर्मामुळें व त्यानें निरपराध 
देशांतीळ लोकांनी योक्षीयाचा पुत्र यद्दोआहाज यास | जनांचा रक्तपात केल्यामुळें असें झाें. ४ त्यानें यरुदालेम 
अभिषेक करून त्याच्या बापाच्या जागीं राजा केलें. निरपराध जनांच्या रक्ताने भरून टाकिळें म्हणून 

३१ यहोआहाज राज्य करू लागला तेव्हां तेवीस ' परमेश्वर क्षमा करीना. ५ यहोयाकीमाच्या बाकीच्या 
वर्षांचा होता; त्यानें यरूलेमांत तीन महिने राज्य | १ निर्गम २५: ३९ पाहा. 


४३० 





. राजांच्या बखरींत केलें आहे, नाहीं कायई 
६ यहोयाकीम आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला व 
त्याच्या जागीं त्याचा पुत्र यहोयाखीन राजा झाला 
७ मिसर देदात्वा राजा पुनः क्षी आपला देश सोडून 
बाहेर पडला नाहीं, कॉरण मिसर देशाच्या नाल्यापासून 


महानद फरात येथवर जो सर्वे मुळुख मिसरी राजाचा 


होता तो बाबेलच्या राजानें काबीज केला होता. 

* ८ .यहोयाखीन राज्य करू लागला तेव्हां तो अठरा 
वर्षीचा. होता; त्याने यरुशलेमांत तीन महिने राज्य 
केलें;. त्याच्या आईचें नांव नेहूणा;. ती यरुछलेमाच्या 
एलनाथानची कन्या. ९ त्याने आपल्या बापाच्या 


करणीप्रमाणें परमेश्वराच्या दृष्टीने जें वाईट ते केठें - 


१० त्याच्या कारकीर्दीत बाबेलचा राजा 'नबुखदनेस्संरं 
याच्या सेवकांनी यरुशळेमावर स्वारी करून नगरास 
वेढा दिला. ११ बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याच्या 
सेवकांनी नगरास वेढा घातला असतां तो स्वतः तेथें 
आला; १२ तेव्हां यहूदाचा राजा यहोयाखीन आपली 
आहे, सेवक, सरदार व खोजे यांस बरोबर घेऊन 
बाबेलच्या राजाकडे गेला; बाबेलच्या राजानें आपल्या 
कारकीर्दीच्या आठव्या वर्षी त्यास पकडिटें. १३ मंग 
त्यानें परमेश्वराच्या मंदिरांत व राजवाड्यांत ठेबिलेळें 
सारें धन ळटून नेलें; शलमोन राजानें जीं सोन्याची 
पात्रें करून परमेश्वराच्या मंदिरांत ठेविलीं होतीं ती सवे 


फोहून त्यांचे त्यानें तुकडे केले; तसें होणार हें परमेश्वराने 
सांगितठेंच होतें. १४ त्यानें अंवर्धे यरुशलेम म्हणजे 


सवे सरदार, सर्व पराक्रमी. वीर मिळून एकंदर दहा 
हजार लोक आणि सवे कारागीर व॑ लोहार यांस केंद 
करून नेलें; देशांत अगदीं कंगाल लोकांखेरीज कोणी 
राहिले नाहींत. १५ त्यानें यहोयाखीनास बाबेलास नेलें. 


राजाची आई, राजाच्या स्रिया, खोजे व देशांतीलॅ- 


मोठमोठे लोक यांस त्यानें कैद करून. यरेकालेमाईन 
बाबेलास नेलें. १६ एकंदर सांत हजार धट्वेकडे लोक 
आणि एक हजार कारागीर व लोहार बाबेलच्या राजाने 
कैद करून बाबेलास नेले; हे सारे युद्धास लायक व 





अ० २४५५-२९ 





त्यांचा चुलता मत्तन्या यास राजा केलें; त्याने त्याचें 
नांच बदलून सिदुकीया असें ठेविलें - 

१८ सिदूकीया राज्य करूं ठागला तेव्हा. एकवीस 
वर्षांचा होता; त्यानें यरकळेगंत अकरा वर्षे राज्यं 
केलें. त्याच्या आईचे नांव हमूटल; ती. 'लिव्ना 
येथील यिर्मया. याची कन्या. १९ यहोयाकीमाप्रमार्णे 


| त्याचें वतन असून परमेश्वराच्या द्टीरने जें वोडँंट ते 


त्यानें केळे. २० परमेश्वराच्या. कोपासुळें यरुशलेम वे 
यहूदा यांची अक्षी दक्षा झाली की शवेटी . त्याने 
त्यांस आपल्या. दृष्टीआड केलें. सिदूकीयाने' बाबेलच्या 
राजाविरुद्ध बंड केलें. १ त्याच्या कोरकीरदींच्यां 
२१ नवव्या वर्षाच्या दहाव्या महिन्यांतील" देशमीस 
: » बाबेलवा राजा नबुखदूनेस्सर आपली सवे सेना 
घेऊन यरुशलेमावर चढाई. करून. आला; त्याने 
त्याच्यासमोर तळ देऊन सभोवार मेढेकोट उभारिठे. 
२ ? सिद्कीया राजाच्या कारकीर्दीच्या अकराव्या 
वर्षापर्यंत नगरास वेढा पडला होता. ३ चौकश्या 
महिन्याच्या नवमींपासून नगरांत एवढी . महागाडे 
झाली. कीं देशच्या लोकांस कांहीं खावयास मिळेना 
४ मंग नगराच्या तटांस एक खिंड पाढण्यांत आली; 
दोहों: तटांच्यामध्ये जी वेस राजाच्या बागेपाशी होती 
त्या वाटेने सवे योद्धे रातोरात पळून गेले; नगरास .. 
खास्द्यांचा वेढा पडलाच होता; इकडे राजानें अराबाचा. 


रस्ता. धरिला. :५ तेव्हां खास्दी सेनेने राजाचा पाठळाग 


कर्ट £ त्यास यरीहोच्या मैदानांत गांठिळें व त्याच्या 
सर्व सैन्याची दाणादाण केली. ६ ते राजास पकडून 
रिज्ला येथें बानेलच्या राजाकडे घेऊत गेले; त्यांनीं 
त्यांची शिक्षा ठरविली. ७ त्यांनीं सिदक्ीयाच्या पुत्रांस 
त्याच्या डोळ्यांदेखत वॅधिले आणि सिद्कींयीचे 
फोहने.त्यास नेकर्थानी. जखहन बानेलास नेलें. 

८ बॉर्बेलेचा :रोजा. नकुखंदूनेस्थेर याच्या कारकीर्दीच्या 
एकोणिसाव्या. वर्षी पांचव्यो. महिन्यांच्या संतेमींस 
नबुजरदान यरुडलेमास आला; ह्य बाबेलच्या राजाचा 
सेवक असुन गारद्यांचा नायंक होता; ९ त्यानें परमे- 


४३१ 


अ० २५४९-३० 


२ राजे 





श्वराचें मंदिर व राजवाडा. हीं जाळून टाकिलीं, तज्ञींच 
यरुडलेमांतलीं सगळी मोठमोठी घरे जाळून टाकिलॉ- 

१० गारद्यांच्या सरदारांबरोबर असलेल्या खास्द्यांच्या 
सव सैन्यानें यरुदालेमाभोवतालचे सवे तट पाडून टाकिले. 

११ शहरांत राहिलेले अवशिष्ट लोक, बाबेलच्या. राजा- 
कडे फितून: गेळेळे लोक आणि उरळेळे साधारण लोक 
यांस गारद्यांच्षा नायक नबुजरदान यानें कैद कलून नेलें. 

१२ देशांतळे जे. ठोक अतिशयित कंगाल होते त्यांस 
गारद्यांच्या सरदाराने द्राक्षांच्या मळ्यांची व शेताची मशा- 
ग्रत करण्यास. मागें ठेविलें. १३ परमेश्वराच्या मंदिरांत. 
असलेले पितळेचे खांब, . मंदिरांतळा . पितळी .गंगाळ- 
सागर. व त्याच्या बैठकी हीं खास्दी लोकांनीं फोडून: 

तोहून .त्यांचें- पितळ-बानेलास नेलें. १४ पात्रें, पावर्डी, 
चिमटे, धुपदानें आणि सेवेची सवे. पितळेची उपकरणे 
त्यांनी नेली. . १५ अभिपात्रे, कटोरे वगैरे जेवडीं 
सोन्याची होतीं त्यांचें सोनें व जीं चांदीची . होतीं 
त्यांची चांदी ग्ारद्यांच्या . सरदाराने नेली... 4६ दोन 
खांब, . गंगाळसागर - व. त्याच्या बैठकी ही. शलमोनांनें 
यरमेश्वराच्या मंदिरासाठी केलीं ... होतीं; याः: सर्व 
उपकरणांचे पितळ अपरिमित होते. 4७. एका खांबाची: 
उंची अठरा: हात असून त्यावर पितळेचा. -कळस होता. 

त्या कळसात्ती. :उंची - तीन. हात होती; त्या कंळसाच्या. 
सभोवार पितळेची जाळी च-डाळिंबें केलीं होतीं; दुसऱ्या 
खांबालाहि असेंच जाळीचें काम होतें. १८ गारद्यांच्या 
सरदाराने मुख्य याजक. सराया, दुस्यम याजक : सफन्या; 
व त्तीन द्वारपाळ ग्रांस पकडून नेलें. :4९ योडयांवर नेमि- 
लेल्या एका खोजास त्यानें नमसंतून पकडून. नेलें; ृ 
हुजुरास असणारे पांच पुरुष त्याला दाहरांत आढळले 
त्यांसहि त्याजें.-नेळें, त्याप्रमाणेंच लोकांची सैन्यांत भरती. 
करणारा सेलापतीचा विटणीस :आणि नगरांत -सांपडणेल्या - 
लोकांपैकी साठ. असामी ह्यांस. त्यानें नेलें.- २० गारद्यांचा. 
सरदार नबुजरदान यानें त्यांस . पकडून .रिब्ला येथें 
बाबेलच्या राजाकडे. नेलें. २१. बाबेल्य्या राजानें त्यांस 


हमाथ देशांतील रिञ्ला येथें मार देऊन ठार केलें. या 
प्रकारें यहूदी लोकांस त्यांच्या देशांतून कैद करून नेलें, 
२२ यहूदा देद्यांतील जे लोक बाबेलचा राजा नबुखद- 
नेस्सर यानें राहूं दिळे होते त्यांजवर त्यानें गदेल्या 
ब्रिन अहीकाम ब्रिन शाफान यास सुभेदार नेमिले. 

२२ बाबेलच्या राजानें गदल्यास सुभेदार नेमिठें 
हँ. सेनानायकांनीं व॒ त्याच्या लोकांनीं ऐकले, 
तेव्हां इश्माएल बिन नथन्या, योहानान बिन कारेह, 
सराया बिन तन्हुमेथ, नटोफाथी आणि याजन्या बिन 
माकाथी व त्यांचे सवे . पुरुष मिस्या येर्थे गदल्या 
याजकडे आले. २४ तेव्हां गदल्या आणभाक करून 
त्यांस व त्यांच्या माणसांस म्हणाला, खास्यांच्या अधि- 
कार्‍यांची : भीति धरू नका; देशांत राहून बानेलच्या 
राजाचे अंकित व्हा म्हणजे तुमचें बरें होईल. 
२५ सातव्या महिन्यांत राजवंशांतला इस्माएलळ बिन 
नथन्या बिन अलीशामा यानें दहा माणसांसह येऊन 
गदल्यास ठार भारिलें; तसेंच सिस्पा येथे त्याज- 
'बरोबर असलेळे यहूदी व खास्दी यांसहि त्यानें 
ठार मारिले. २६ तेव्हां लहानथोर सर्व लोक आणि 
सेनांचे. नायक मिसर देशास निघून गेळे; त्यांस 
खास्द्यांचा धाक पडला होता. 

२७ यहूदाचा राजा गहोयाखीन याच्या बंदिवासाच्या 
सदतिसाव्या वर्षी म्हणजे ज्या वर्षी बाबेलचा राजा 
अवील-मरोदख राजा झाला, त्याच्या बाराव्या 
:महिन्य़ाच्या सत्तात्रिसान्या दिवशीं त्याने यहूदाचा राजा. 
'यहोयाखीन:- यास. काराग्रहांतून काढून त्याचें शीर वर 
केलें. २४ .'त्याजझीं त्यानें गोड भाषण करून बाबेलांत 
जे .राजे. त्याच्या बंदींत होते त्यांच्याहून त्यांस उच 
आसन दिले. २९ त्यानें आपलीं काराग्रहांतीक वलन 
बदलिलीं,.. व तो. आमरण नित्य राजाच्या पंक्तीस 
जेवीत:: असे. ३० त्याच्या निर्वाहाकरितां त्याला 
राजानें कायमची नेमणूक करून दिली, ती त्याला 
आमरण नित्य मिळत होती. 


ड३२ 


१ इतिहास 


१ आदाम, शोथ, अनोश; २ केनान, महललेल, 


'६-यारेद; ३२ हनोख, मथुशलह, लामेख; ४ नोहा. 
. “जेम, हाम व याफेथ. 


-:.७ याफेथाचे पुत्र : गोमर, मागोग, मादय, यावान, 


'तुभाल, 'मेशेख व तीरास. ६ गोमराचे पुत्रः आष्कनाज, 
दीफाथ वं तोगामा. ७ यावानाचे पुत्र : अलीशां, ताशीश, 
किंत्तीम व रोदानीमं र 


८ हामाचे पुत्रः कूश, मिराईम, पूट व कनान. | 


९ कुझाचे पुत्र: सबा, हंवीला, सब्ता, रामा व 
साव्तका; आणि रामाचे पुन्नः शबा व ददान. १० कुशाला 
निम्रोद झाला; तो पथ्वीवर महावीर निपजला. 
-११.. मिखाडेम याला लूदीम, अनामीम, लहाबीम, 
नाप्तुहीम, १२ पात्रुसीम, कास्ल्हीम ( यांजपासून 
पलिष्टी झाले) व कफतोरीम हे झाले. १२ कनानाला 
सीदोन (हा त्याचा ज्येष्ट पुत्र) हेथ, १४ यवूसी, 
अमोरी, ' गिगाशी, १५ हिव्वी, अर्की, शीनी, 
१६ आर्वादी, समारी व हमाथी हे झाले. 

१५७ शेमाचे पुत्र: एलाम, अस्शर, अर्पक्षद, लद, 
अराम, ऊस, हूल, . गेतेर व:'मेशेख. १८ अपेक्षदाला 
शेलह झाला व झेलहाला एबर झाला. १९ एबरास 
दोन पुत्र झाले, एकाचे नांव पेलेग होतें, कारण त्याच्या 
वेळीं प्रथ्वीची वांटणी झाली; त्याच्या भावाचें नांव 
यक्तान होतें. २० यक्तानास अलमोदाद, शेलेफ, 
हसमोवेथ, येरह, २१ हदोराम, ऊजाल, :दिक्का, 
२९ एबाल, अबीमाएलठ, इबा, २३ ओफीर, हवीला 
ब योबाब असे पुत्र झाले; हे सगळे यक्तानाचे पुत्र. 

२४ शेम, अर्पक्षद, झेलह; २५ एबर, पेलेग; 
रळ; २६ सरूग, नाहोर, तेरह; २७ अबाभ ( तोच 
अब्राहाम ). २८ अन्राद्यामाचे पुत्र इसहाक व इस्माएल. 

२९ त्यांची वंशावळी ही: इश्माएलाचा ज्येष्ठ पुत्र 
नबायोथ; त्याच्याखेरीज त्याचे पुत्र हेः केदार, अद्बेल, 

र्ट 


-सिबसाम, २३० मिस्मा 
३१ यतूर, नापीश व केदमा; हे इस्माएलाचे पुत्र. 


दुमा, मस्सा, इदद, तेमा, 


- ३२ अब्राहामाची उपपत्नी कट्रा हिचे पुत्र: तिळ 


“जिंश्रान, यक्षान, मदान, मिद्यान, इश्‍्बाक व गुह हे 


झाले; यक्षानाचे पुत्र: शबा व ददान. २२३ मिद्यानाचे 
पुत्र: एफा, एफर, हनोख, अबीदा व एल्दा. हा 
सगळा करेरेंचा वंश. _ 

३४ अब्राहामांस इसहाक झाला. इसहाकाचे पुत्रे 
एसाव व इस्राएल. 

३५ एसावाचे पुत्र: अलीपाज, रगुवेल, यऊश, 
यालाम व कोरह. २३६ अलीपाजाचे पुत्रः तेमान, 
ओमार, सपी, . गाताम, कनाज, तिश्रा व अमालेक. 
३७ रयुवेलाचे पुत्र: नहाथ, - जेरह; शम्मा व मिज्ञा. 
३८ सेईराचे पुत्र: लोटान, शोबोल, सिंबोन, अना, 
दीशोन, एसर व दीशान. २९ लोटानाचे पुत्रः होरी व 
होमाम; लोटानाची बहीण तिम्रा. ४० शोबालाचे पुत्र: 
आल्यान, मानहाथ, एबाल, शपी व औनाम. सिबोनाचे 
पुत्र: अय्या व अना. ४१ अनाचा पुत्र: दीशोन. 
दीझोनाचे पुत्रः हृत्रान, एश्‍्बान, यित्राभ व कराने. 
ड२ एसरेचा पुत्रः बिल्हान, जावान व याकान, दीश्ञानाचे 
पुत्र: ऊस व अरान:ः ४२ इल्लाएल लोकांवर कोणीं 
राजानें राज्य करण्यापूर्वी अदोम देशाबर ज्या राजांनीं 
राज्य.केळें ते हेः बौराचा पुत्र बेला; त्याची राजधानी 
दीन्हाबा हें नगर होतें. इ४ बेला मेल्यावर बला येथला 
जेरह्याचा पुत्र योबाब त्याच्या गादीवर बसला. 
४५ योबाब मेल्यावर तेमानींच्या - देशचा हुश्ाम 
त्याच्या गादीवर: बसला. ४६ हूश्ञाम मेल्यावर त्याच्या 
जागीं. बदादाचा पुत्र हदाद . त्याच्या गाढीवर बसला; 
यानेच माच. मैदानांत , मिद्यानांचा मोड केला; 
त्याची राजघानी अचीत शहर होतें... ४७ 'हृदाद 
मेल्यावर . माखेका येथील साम्ला : त्याच्या. गादीवर 


डर 


अ० १४४७-९४३४ 


१ इतिहास 





बसला. 
तीरींच्या रहोबोथ नांवाच्या नगरांतला शौल त्याच्या 
गादीवर बसला. ४९ शौल मेल्यावर अकबोराचा 
पुत्र बाल-हानान त्याच्या गादीवर बसला. ५० बाल- 
हवानान . मेल्यावर. हदाद.. त्याच्या . गादीवर बसला. 
त्याची राजानी. पाडे होती; त्याच्या बायकोर्चे नांव 
महेटाबेलळ: ती. मे-ज्ञाहाबाची कन्या जी मात्रेद. तिची 
कन्या. होती. ५१ हदाद मेल्यावर अदोमाचे . सरदार 


झाले ते हेः सरदार तिश्रा, सरदार: आल्या, सरदार, 


यतेथ, ५२ सरदार अहलीबामा, .. सरदार एला, 
सरदार पीनोन, ५२ सरदार कनाज,. सरदार तेमान, 
सरदार. मिज्सार, ५४ सरदार मार्दीएळ.. व सरदार 
हराम. हे अदोमचे सरदार होत. 
१:डूखाएलाचे पुत्र हेः रऊबेन, शिमोन, लेवी, 
१ यहृदा, . इस्साखार, जबुद्धन,. २. दान, योसेफ, 
बन्यामीन, नफताली, गाद व आशेर. 

३ यहूदाचे पुत्र. हेः एर, ओनान व. शेला; हे 
तिघे कनांनीण : बथ-छूवा हिच्या पोटीं: त्यास झाले. 
यहूदाचा . ज्येष्ठ पुत्र एर हा परमेश्वराच्या दृष्टीनें दुष्ट 
असल्यामुळें त्यास त्यानें जिवे मारिले. ४ यहूदाची सून 
तामार. हिजपासून . त्याला पेरेस व जेरदह्द हे झाले 
यहूदास . एकंदर : पांच पुत्र झाळे. ७ पेरेसाचे पुत्र: 
ददेक्लोन व हामूळ; ६ जेरहाचे पुत्रः - जिन्री, एथान 
हेमान, कल्कोळ वः: दारा. असे . एक्रंदर : पांच. 


*७ कर्पांचा पुत्र -आखार; यानेच. समर्पित वस्तूंसंबंधाने 
आगळीक:- करून .इस्राएलास छेशा दिला. < एथानाचा 
९ हेश्लोनास झालेले पुत्र यरहमेल, 
१० रामास अम्मीना- 
दाब झाला आणि अम्मीनादाबास यहूदा वंशाचा 
- ११. .नहशोनाला' सल्मा 


पुत्र अजऱ्या. 
राम व. कलबाय हे. होत. 


सरदार नददशोन हा. झाला; 


झाला, व :सल्माला : बुवाज .: झाला; : १२९ बवाजाला 


,“ पांचवा रदाय 


चिमा, -. . १४-- चवथा, नश्नमेल, 
१५ सहावा *ओसेम -व - सातवा "दावीद हे. पुत्र. झाले; 


४८ साम्ला मेल्यावर फरात | 


*१६ व त्यांच्या बहिणी सख्वा व अबीगईल या 
| होत. सरूवेचे अबीशय, यवाब व असाएलळ असे 


तिघे पुत्र होते. १७ अबीगडरेलीस अभासा झाला; 
अमोसाचा बाप येथेर इस्माएली हा होता. १८ कालळेब 
बिन हेखोन यास त्याच्या बायका अजूबा व यरियोथ 
यांच्यापासून संतति झाली. अजूबेचे पुत्र येेर, शोबाब 
व अर्दोन हे होत. १९ अजूबा मेल्यावर कालेबानें 
ए्फ़ाथेशीं लग्न केलें; तिच्या पोटीं त्यास. हूर झाला. 
२० .हूरास ऊरी झाला व ,ऊरीस बसलेल झाला. 
२१ नंतर हेखोन हा गिलादाचा . बाप :माखीर, याच्या 
कन्येपाशीं गेला; तो साठ वर्षांचा असतां. त्यानें तिजशी 
ल्न केळें व तिच्याः पोटीं त्यास सगूब झाला. 
२९ सगूबास याईर झाला; याचीं रिलोदर प्रांतांत तेवीस 


'नगरें होती. २२ गर व अराम यांनीं त्यांच्यापासून 


इव्वोथ-याईर व कनाथ आणि त्यांच्या आसपासची खेडी- 
पाडी अशीं एकंदर साठ नगरें हस्तगत केलीं. गिलादाचा 
बाप माखीर यांची ही संतति होय. २४ हेल्लोन ' हा 
कालेब-एफराथ. येर्थे सरत्यु पावल्यावर त्याची बायको 
अबीया हिच्या पोटीं त्याला तकोवाचा बाप अऱ्हूर हा 
झाला. २५ हेखोनाचा ज्येष्ठ पुत्र यरद्दमेल याचे. पुत्र 
ज्येष्ठ पुत्र राम, बुना, ..ओरेन, ओसेस व अहीया 


,हे. होत. . १६ यरहमेलाची अटारा नांवाची दुसरी 


एक बायको होती; ती. ओनाम याची आई. होय. 


२७-यरहमेलाचा ज्येष्ट पुत्र राम याचे पुत्रः मास, 


यामीन त एकर. २८ ओनामाचे पुत्र: दम्मय व 
यादा; शम्मयाचे पुत्र: नादाब व अबीशूर. २९ अबी- 

झर्रीच्या .. बायकोचे नांव अबीहाईल असें : होतें; 
तिच्या पोटीं त्यास अहबान व मोलीद . हे. झाले. 
३० नादाबाचे पुत्रः सळेद व अप्पईम; , सलेद 
निपुत्रिक मेळा. २१ अप्यईमाचा पुत्र इली. इझीचा 
पुत्र शेश्ान. शेशानाचा पुत्र अहलय. २३२ शाम्मयाचा 


माऊ, :यादा याचे पुत्रः येथेर व योनाथान; येथेर 


हा .नियुत्रिक मेला. २३ योनाथानाचे पुत्र: पेलेथ व 


जाजाः' यरहमेलची. संतति ही: २४ शेशानास पुत्र 


त्याचा: गरह्ाा नांवाचा ' एक 


नव्हते; कन्या होत्या. 


ब्रेड 





क. * चाकर होता. ३५ शेशानानें आपली कन्या, 
आपला चाकर यरहा यास दिली; तिच्या पोटीं त्यास 


अत्ताय झाला. ३६ . अत्तायास नाथान झाला, 
नाथानास जाबाद झाला; ३७ जाबादास एफलाल 
झाला, एफलालास ओबेद झाला; ३८ ओबेदास 
येहू झाला, येहूस अजऱ्या झाला; ३९ अजर्‍्यास 
हेलस झाला, हेलसाला एलासा झाला; ४० एलासाला 
सिस्माय झाला, सिस्मायास शल्छ्म झाला; ४१ शल्ल्मास 
यकम्या झाला; यकम्यास अलीशामा झाला. ४२ यरह- 
मेलाचा भाऊ कालेब याचा ज्येष्ठ पुत्र जीफाचा बाप 
मेशा; हेत्रोनाचा बाप मारेझ्या याचा वंशहि त्याच्या- 
पासूनच झाला. ४३२ हेत्रोना'चे पुत्र: कोरह, तप्पूर, रेकेम 
व शामा. ४४ शमास रहम झाला. तो यक्ोमाचा बाप; 
रेकेमास शम्मय झाला. ४५ इाम्मयाचा पुत्र मावोन; 
मावोन जेथ-सूराचा बाप, ४६ कालेबाची उपपत्नी 
एफा हिला हारान, . मोसा व गाजेज हे झाले; 
हारानास गाजेज झाला. ४७ यादायाचे पुत्र: रेगेम, 
योथाम, गेशान, पेलेट, एफा व शाफ. ४८ कालेबाची 
उपपत्नी माका हिला जेबेर व तिऱ्हना हे झाले. 
४९ यांशिवाय तिला मद्यानाचा बाप शॉफ, आणि 
मखबेना व गिबा यांचा बाप शबा हे झाले; कालेबाची 
कन्या अखसा. ५० ही कालेबाची संतति होय: 
एफ़ाथेच्या पोटचा ज्येष्ट पुत्र होर, याचा पुत्र किर्याथ- 
यारीमाचा बाप शोबाल हा होता. ५१ सत्मा हा 
बेथलहेमाचा बाप; हारेफ :हा बेथ-गादेराचा बाप. 
५२ कियोथ-यारीमाचा बाप शोबाळ याच्या वंद्यांत 
हारोवे व अर्धे मनुहोथवासी हे झाले. ५३ किर्याथ- 
यारौम याचीं कुळें: इध्री, पूथी, शुमाथी व मिश्राई; यांच्या- 
पासून सराथीव एष्टाबुली हीं निघालीं. ५४ सल्माचे 
वंशज: बेथलहेम, नटोपाथी, अटरोथ-बेथ-यवाब, आणि 
अर्धे मानहतवासी म्हणजे सारी; ५५ आणि याबेस 
येथें राहणारी लेखकांची कुळें म्हणजे तिराथी, 
शिमाथी व सुकाथी. हीं रेखाब घराण्याचा मूळपुरुष 
हृम्मथ याच्या वंद्यांतलीं केनी कुळें होत. 


| पुत्र, शखन्याचे पुत्र. 


अ० २३ ३४-देः श्रे 


१ दाविदास हेबोन येथें पुत्र झाले ते हे; 

३ अहीनवाम इज्नेलळकरणीपासून अस्रोन हा ज्येष्ठ 
पुत्र; अबीगईल कर्मेलकरीण हिजपासून दानीएल 

हा दुसरा पुत्र; २ गछारचा राजा तलमय याची कन्या 
माका हिजपासून अबशालोम हा विसरा; हग्गीथेचा 
पुत्र अदोनीया हा चौथा; ३ अबीटलेपासून शफाठ्या 
हा पांचवा; . व. दाबिदाची बायको एग्ला हिचा पुत्र 
इध्रम हा सहावा. ४ हे सहा पुत्र त्याला हेत्रोन. येर्थे 
झाले; तेथें त्यानें सात वर्षे सहा महिने राज्य केलें. 
यरछालेमांत त्यानें तेहतीस वर्षे राज्य केलें; ५ त्यास 
यरूकलेमांत पुत्र झाळे ते हेः दिमा, शोबाव, नाथान 
व शलमोन, हे चार अम्मीएलाची कन्या बथ-शूवा 
हिळा झाले; ६ इभार, अलीशामा, एलीफलेट, 
७ नोगा, नेफेग, याफीय, ८ अलीश्ामा, एल्यादा व 
एलीफलेट असे नऊ. ९ हे सवे दाबिदाचे पुत्र होत; 
यांखेरीज उपपत्नींपासून आणखी पुत्र झाले; त्यांची 
बहीण तामार. .१० शलमोनाचा पुत्र रहबाम; त्याचा 
पुत्र अबीया, त्याचा पुत्र आसा, त्याचा पुन्न यहोशा- 
फाट; ११ त्याचा पुन्न योराम, त्याचा पुत्र अहज्या, 
त्याचा पुत्र योवाह; १२ त्याचा पुत्र अमस्या, त्याचा पुत्र 
अजऱ्या, त्याचा पुत्र योथाम; १३ त्याचा पु आहाज, 
त्याचा पुत्र हिज्कीया, त्याचा पुत्र मनी; १४ त्याचा 
पुत्र आमोन, त्याचा पुत्र योशीया. १५ योशीयाचे 
पुत्र: ज्येष्ट योहानान, दुसरा यहोयाकीम, . तिसरा 
सिद्कीया व चौथा शल्छूम. १६ यहोयाकीमाचे पुत्र: 
त्याचा पुत्र यखन्या, त्याचा पुत्र सिट्कीया. १७ बंदिवान 
यखन्या य्राचा पुत्र शलतीएल; . १८. आणि 
मल्कीराम, पदाया, शोेनस्सर, यकम्या, होशामा व 
नदख्या. १९ वदायाचे पुत्र: जरूब्बाबेल व शिमी; 
जरूब्बाबेलाचे पुत्र: मशुल्लाम व हनन्या; त्यांची बहीण 
शलोमीथ; २० आणि हशूबा, ओहेल, बरेख्या, हसद्या 
व यृशब-हेसेद हे पाच. २१ हनन्याचे पुत्र ः पलद्या 
व यदाया; रफायाचे पुत्र, अर्णानाचे पुत्र, ओबद्याचे 
२२ इाखन्याचा पुत्र शमाया; 





४२५ 


अ० ३५२१२-४७:१२ 


__१ इतिहास 





शमायाचे पुत्र हट्टा, इगाळ, बारीहा, नार्‍या व शाफाट 
असे सहा. २३ नाऱ्याचे पुत्रः एल्योवेनय, हिज्कीया 
च अज्निकाम असे तीनः २४ एल्योवेनय याचे पुत्र: 
होदव्या, एल्याशीब, पलाया, अकरूब, योहानान, दलाया 
वअनानीअसेसात. . 
,__.. १ यंहूदांचे पुत्र: पेरेस, हत्लोन, कर्मा, हूर व 
५ शोबाल.. ९ राया: बिन झोबाल याला यहथ झाला; 
यहथाला . अहूमय व लहद हे झाले. हीं सराथी 
कुळें होत. २. एटामाच्या बापाचे पुत्र हेः इज्नेल, 
“इस्मा व इदूबाश; त्यांच्या बहिणीचें नांव - हस्सले- 
पोनी असें. होतें; ४ आणि गदोराचा बाप पनुएल व 
हूशाचा बाप एजेर. . बेथलहेमाच्या बापास एफ्राथे- 
'पासून झालेला ज्येष्ठ 'पुत्र हूर याची ही संतति. 
'५ तवाकोचा बाप अद्गूर याला हेला व नारा; अशा 
दोन बायक्रा होत्या. ६ नारेच्या पोटीं त्यास 
अहुज्जाम, येफेर, तेमनी व अद्दष्टारी झाले. ही 
'नारेची संतति. ७ हेलेचे पुत्रः सेरथ, इसहार व 
एप्रान. ८ हक्कोसाला आनूब व सोबेबा हे झाले, 
तसेंच त्याच्यापासून हारुमाचा पुत्र. अहरहेळ याचीं 
कुळें निपजलीं. ९ याबेस हा आपल्या भाऊबंदांमध्यें 


'कार प्रतिष्ठित होता; त्याच्या आईने त्याचें नांव 


'यानेस असें ठेवून म्हटळें कीं त्यास प्रसवतांना मला 
'फार कृश झाले. १०  याबेसाने इस्राएलाच्या 
देवाजवळ वर मागितला तो असा: तूं माझें खरोखर 
कल्याण करिशील, माझ्या मुलखाचा विस्तार वाढ- 
बेशील आणि मजवर कोणतेंहि अरिष्ट येऊन मीं 
दुःखी न व्हावे. म्हणून तुझा हात माझ्यावर राहील 
तर किती बरें होईल ! त्यानें मागितलेला हा वर 
'देवार्ने त्यास दिला. ११ शहांचा भाऊ कळूब याला 
भमहीर झाला; हा एष्टोनाचा बाप १२ एषटोनास 
बेथ-राफा, पासेहा आणि इर-नाहादा याचा बाप 
तहित्ता हे झाले. हे रेखा येथील लोक होत. 
१३ कनाजाचे पुत्र अथनिएल व सराया; अथनिएलाचा 
पुत्र हथथ. १४ म्योनोथायास अफ़ा झाला; 
सरायास यवाब झाला; हा यवाब गे-हराक्षीम 


कारागिरांचा मूळपुरुष होय. १५ यफुननेचा पुत्र 
कालेब याचे पुत्र इरु, एला व नाम, एलाकुळांतले 
लोक. आणि  कनज हे याच्यापासून झाले. 
१६ यहेछलेल याचे पुत्र: जीफ, जीफा, तीऱ्या व 
असरेल. १७ एज्नेचे पुत्र ये , मरद, येफेर व 
यालोन; तसेच तिला मियोम, शम्माय व एष्टमोवाचा 
बाप इर्बद्द हे झाले. १८ त्याच्या यहूदीण बायको- 
पासून त्याला गदोराचा बाप येरेद, सोखोचा बाप हेबेर 
व जानोहाचा बाप यकूथीएल हे झाले. फारोबी कन्या 
बिथ्या जी मेरेदार्न केली होती तिची ही. संतति होय. 
.१९ नहमाची बहीण - होदीयाची बायको झालीं, 
तिला गार्मीकर कडेला याचा बाप व माकाथी एष्ट- 
मोवा हे झाले. २० शिमोनाचे पुत्र अस्रोन, रित्ना, 
बेन-हानान व तिलोन आणि इश्षीचे पुत्र जोहेथ व 
बेन-जोहेथ. २१ यहूदाचा पुत्र शेला याच्यापासून 
लेखाचा बाप एर, मारेशाचा बाप लादा आणि तलम 
सणाचें कसबाचें काम करणाऱ्या अर्नेच्या घराण्यांत 
हीं कुळें उत्पन्न झाली. २२ तसेंच त्याच्यापासून योकीम, 
कोजेबा येथील लोक, थोवाद, मवाबावर सत्ता 
चालविणारे साराफ व याझबी-लेहेम हे निपजले. हा 
प्राचीन वृत्तांत होय. २३ हे कुंभार असून नताईम व 
गदेरा येर्थे राहत असत; ते राजाचें कामकाज करून 
त्याच्यापाशी राहत असत. 

२४ दिमोनाचे पुत्र: नमुवेलळ, यामीन, यरिब, 
जेरह व झोल; २५ त्याचा पुत्र झूम; त्याचा पुत्र 
मिबसाम; त्याचा पुत्र मिहमा. २६ मिर्माची संतति: 
त्याचा पुत्र हम्नूएल, त्याचा पुत्र जकूर, त्याचा पुत्र 
शिमी. २७ शिमीस सोळा पुत्र व॑ सहा कन्या झाल्या; 
पण त्याच्या भावांस फारशी संतति झाली नाहीं आणि 
त्यांचा वंश यहूदाच्या वंशाप्रमाणें वृद्धि पावला नाहीं. 
२८ ते वस्ती करून राहिले ते ग्रांव हेः बैर-दोबा, 
मोलादा व हसर-शुवाल; २९ बिल्हा, असेम, तोलाद. 
३० बथुवेल, हर्मा, सिकूलाग, ३१ बेथ-मकोबोथ, 
इसर-सुसीम, बेथ-बिरी व शाराइम. दाविदाच्या कार- 
कीर्दीपर्यंत हीं त्यांचीं नगरे होतीं. ३२ त्यांचे गांव 


४२३६ 


'१. इतिहास 





कषंईन, 'रिम्मोन, तोखेन आणि आशान अशीं 
पांच नगरे; ३३. आणि बालापर्यंतचीं त्याच नगरांच्या 
आसपासची. खेडींपाडी; त्यांची वसतिस्थाने व 
वंद्यावळ्या ह्या होत. ३४ मेशोबाब, यम्ठेक व योशा 
धिन अमत्या; २५ योएल, येहू बिन योषशिब्या 
बिन सराया बिन असिएल; २६ एल्योवेनाय, 
याकोबा, यशोहाया, असाया, अदिएल, यश्चीमिएल व 
बनाया; २७ जीजा बिन शिफी बिन अल्लोन बिन 
यदाया बिन दिश्री बिन शमाया; २८ ज्यांची 
नांवे येथें दाखल केली आहेत ते सवे आप- 
आपल्या कुळांचे प्रमुख होते; त्यांच्या घराण्यांची 
सपाठ्यानें वाढ झाली. ३९ ते आपल्या शेरडांमेंढरां- 
साठीं चारा शोधावयास गदोर घाटांत खोऱ्याच्या 
पूर्वेपर्येत गेळे. ४० तेथें त्यांस कसदार व उत्तम चारा 
सांपडला, आणि तो देश विस्तीर्ण असून शांत व 
निर्भय होता; तेथें पूर्वीपासून हाभाचे वंशज राहत 
असत. ४१ ज्यांची नांवें वर दाखल केलीं आहेत 
त्यांनीं. यहूदाचा राजा हिज्कीया याच्या कारकीर्दीत 
तेथें येळन तेथील मूनी नांवाच्या लोकांचा त्यांच्या 
डेऱ्यांसुद्धां अगदीं संहार करून ते त्यांच्या ठिकाणीं 
आजपर्यंत वसले आहेत; कारण त्या ठिक्राणीं त्यांच्या 
शेरडांमेंढरांसाठी चारा होता. ४२ त्यांपैकी म्हणजे 
क्षिमोनाच्या वंशजांतल्या पांचशे पुरुषांनी इशीचे पुत्र 
पलठ्या, नार्‍या, रफाया व उज्नयििल यांस आपले 
नायक केलें आणि ते सेईर पहाडावर गेले. ४२ तेथें 
जे अमालेकी उरले होते त्यांचा संहार करून तेथें ते 
आजवर वस्ती करून आहेत. 
१ हखाएलाचा ज्येष्ठ पुत्र रऊबेन याची वेंशा- 
(३ वळी : रऊबेन हा ज्येष्ठ पुत्र होता खरा, पण त्यानें 
आपल्या बापाची खाट भ्रष्ट केली म्हणून त्याचा 
ज्येष्ठपणाचा हक्र इस्राएलपुत्र योसेफ याच्या संततीस 
देण्यांत आला, तरी पण वंशावळी ज्येष्ठपणाच्या हक्ताप्रमाणें 
नमूद करण्यांत आली नाहीं; २ कारण अहूदाचें वर्चस्व 
त्याच्या बांधवांवर स्थापित होऊन त्याच्या वंशांतळा राजा 
झाला, पण ज्येष्टत्वाचा हक्क योसेफाचाच होता. २ इत्राएलाचा 





म० ४:१२९-५४१८ 
ज्येष्ठ पुत्र रऊबेन याचे पुत्र हनोख, हेखोन वे 
कर्मी. ४ योएलाचे पुत्र: त्याचा पुत्र शमाया, . त्याचा 
पुत्न गोग, त्याचा पुत्र दिमी; ५ त्याचा पुत्र मीखा. 
त्याचा पुत्र राया, त्याचा पुत्र बाल; ६ त्यांचा पुत्र 
बैरा, ह्यास अहारचा राजा तिल्गेथ-पिल्नेसर थाने 
केद करून नेलें; तो रऊबेन वंह्याचा सरदार होता. 
७ त्याच्या भावांची वंशावळी त्यांच्या कुळांप्रमाणें 
लिहिली ती अक्षी: त्यांतळा प्रमुख इयेळ, जखऱ्या, 
८ बेला बिन आजाज बिन शमा बिन योएल; हा वंश 
नबो व बालमोन येथपर्यंत अरोएरांत वस्ती करून 
राहिला. ९ पूर्वेकडे महानद फरात याजवळील रानाच्या 
सीमेपर्यंत त्याने वस्ती केली; कारण गिलाद देशांत 
त्यांची गुरेंढोरें मनस्वी वाढली द्वोती. १० शौलाच्या 
कारकीर्दीत त्यांनीं हृगरी लोकांशीं युद्ध कलन त्यांचा 
संहार केला तेव्हां ते गिलादच्या पूर्वेकडील सगळ्या 
प्रदेशांत त्यांच्या डेऱ्यांत राहूं लागले. 

११. ग्रादाचे वंदाज त्यांच्यासमोर सलका येथवर 
बाशान प्रदेशांत राहत होते; १२ त्यांतला प्रमुख 
योएल व दुय्यम शाफाम यांखेरीज यानय॑ व शाफाट 
हे बाशयानांत राहत होते; १२ त्यांच्या पितृकुळां: 
प्रमार्णे त्यांचे बांधव मीखाएल, मशुद्वाम, शबा, योरय, 
याकान, जीया व एवर असे सात होते. १४ हे सर्व 
अबीहईल बिन हूरी बिन यारोह बिन गिलाद बिन 
मीखाएलळ निन यशीशाय बिन यदृदो बिन बूज याचे 
वंशज होत; १५ अही बिन अबूदीएल बिन गूनी द्दा 
त्यांच्या पितूकुळांचा प्रमुख होता. १६ ते लोक 
रिलादांत व बाशानांत खेड्यापाब्यांत आणि शारोनच्या 
शिवारांत आपल्या सीमेच्या आंत वस्ती करून होते. 
१७ ह्या सर्वांची वंशावळी यहूदाचा राजा योथाम व 
इस्राएलाचा. राजा यराबाम ह्यांच्या कारकीदीत लिहिली. 

१८ रऊनेनी, ग्रादी, व मनरशाच्या अध्या वंशांतील 
लोक यांच्यांतळे बलवान्‌ पुरुष ढालाईत, धारकरी, 
धनुधोरी व युद्धकलानिपुण असे चवेचाळीस हजार सातशे 














१ याचें नांव २ राजे १५:२९ व १६:५७ येथे 
तिग्ड्थ-पिळेसर असें आहे. 


४२9७ 


अ० ६५१८-६५३१ 


१ इतिहास 





साठ लढाईस जाण्याजोगे लोक होते. १९ त्यांनी 
हृगरी, यतूर, नाफीश व नोदाब यांच्याशी संग्राम केला. 
२० त्यांच्याशीं लढण्यास त्यांस कुमक मिळून त्यांनीं हगरी 
व त्यांच्याबरोबरचे इतर लोक यांस पादाक्रांत केलें, 
कारण युद्धसमयीं त्यांनीं देवाचा धावा केला; त्यांनीं 
त्याजवर भरंवसा ठेविला होता म्हणून त्यानें त्यांची 
प्रार्थना ऐकली. २१ त्यांनीं त्यांचीं गुरेंढोरें हरण केलीं; 
वन्नास हजार उंट, दोन लक्ष पन्नास हजार मेंढरे, दोन 
हजार गाढवे एवढी जनावरे व एक लक्ष मनुष्ये 
त्यांनीं नेली. २२ बहुत लोकांचा संहार झाला, . कारण 
युदध देवाच्या पक्षाचें होतें. त्यांचा स्वतांचा पाडाव 
होईपर्यंत ते त्यांच्या ठिकाणीं वस्ती करून राहिले. 

२३ मनहह्याच्या अध्यी वंद्यांतील लोकांनीं त्या 
देशीं वस्ती केली; बाशयानापासून बाल-हर्मान, सनीर, 
व हर्मान पवेत येथपावेतों त्यांचा विस्तार झाला. 
२४ त्यांच्या पितृकुळांपैक्री प्रमुख पुरुष होते ते हे: 
एफेर, इज्ञी, अलीएठ, अज्रीएठ, यिमेया, होद्व्या वे 
यहदीएल; हे महावीर व नामांकित पुरुष असून आप- 
आपल्या पितृकुळांचे प्रमुख होते. प 

२५ त्यांनी. आपल्या पूववेजांच्या देवाशीं फितुरी 
. केली, आणि देवाने त्यांच्यापुहून ज्या लोकांचा नाश 
केला होता त्यांच्या अन्य देवांच्या नादीं लागून ते अत्या- 
चारी बनले. २६ यास्तव इस्माएलाच्या देवाने अस्छरचा 
राजा पूल आणि त्याच देशाचा राजा तिल्गथ-पिल्नेसर 
यांस उठविले; त्याने रऊबेनी, गादी व मनऱहयाच्या अध्यी 
वंशाचे ठोक यांस पाडाव करून हलह, हाबोर, हारा 
येथें व. गरोजान नदीपर्यंत त्यांस नेऊन ठेविळें व 
तेथेच ते आजवर वस्ती करून राहिले आहेत. 

*-१ लेवीचे पुत्र: गेषीन, कहाथ व मरारी. 

२ कहाथाचे पुत्र: अघ्राम, इसहार, हेजोन व उजि- 

येल. ३ अश्रामाची संतति : अहरोन, मोझे व मिर्याम. 
अहरोनाचे पुत्र: नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार. 
४ एलाजारास फिनहास झाला, फिनहासास अबीशूवा 
झाला, ५ अबीदुवास बुक्की झाला, बुक्कीस उज्बी झाला, 
६ उज्जीस जरह्या झाला, जरह्यास मरायोथ झाला, 


७ मरायोथास अमऱ्या झाला, अमऱ्यास अहीट्ब झाला. 
८ अहीट्बास सादोक झाला, सादोकास अहीमास 
झाला, ९ अहीमासास अजर्‍्या झाला, अजर्‍्यास 
योहानान झाला, १० योहानानास अजऱ्या झाला; 
शल्मोनानें यरुडलेमांत जें मेदिर बांधिळें होर्ते त्यांत 
हा याजकाचें काम करीत असे. ११ अजऱ्यास अमऱ्या 
झाला, अमऱ्यास अहीटूब झाला, १२ अहीट्बास 
सादोक झाला, सादोक्रास शळूम झाला, १३ रढूमास 
हिल्कीया झाला, हिल्क्रीयास अजऱ्या झाला, १४ अज- 
ऱ्यास सराया झाला, सरायास यहोसादाक झाला. 
१५ परमेश्वराने नबूखदनेस्सराच्या हस्तें यहूदा व यरुदा- 


लेम यांचा पाडाव केला तेव्हां यहोसादाक कैदी झाला. 


१६ लेवीचे पुत्रः गर्षाम, कहाथ व मरारी. 
१७ गर्षोमाच्या पुत्रांची नांवें लिब्नी व शिमी अशीं 
होतीं. १८ कहाथाचे पुत्र: अम्राम, इसहार, हेबरोन, व 
उज्जीयेल. १९ मरारीचे पुत्र : महली व मूशी. त्यांच्या 
त्यांच्या पितृकुळांप्रमाणे लेव्यांचीं कुळें हींच होत. 
२० गर्षोमाचा वंश: त्याचा पुत्र लिब्नी, त्याचा पुत्र 
यहथ, त्याचा पुत्र जिम्मा, २१ त्याचा पुत्र यवाह, 
त्याचा पुत्र इह्लो, त्याचा पुत्र जेरह व त्याचा पुत्र यात्राय. 
२२ कहाथाची संतति: त्याचा पुत्र अम्मीनादाब, त्याचा 
पुत्र कोरह, त्याचा पुत्र अस्सीर, २३ त्याचा पुत्र एल- 
काना, त्याचा पुत्र एब्यासाफ, त्याचा पुत्र अस्सीर झाला; 
२४ त्याचा पुत्र तहथ, त्याचा पुत्र उरीएल, त्याचा पुत्र 
उज्जीया आणि त्याचा पुत्र शोल. २५ एल्कानाचे पुत्र: 
अमासय व अहीमोथ. २६ एलक्रानाचा वंदा: त्याचा 
पुत्र सोफय, त्याचा पुत्र नहृथ, २७ त्याचा पुत्र 
अलीयाब, त्याचा पुत्र यरोहाम व त्याचा पुत्र एलकाना. 
२८ झमुवेलाचे पुत्र: ज्येष्ट योएले व दुसरा अबीया. 
२९ मरारीची संततिः महली, याचा पुत्र लिब्नी, 
त्याचा पुत्र शिमी, त्याचा पुत्र उज्जा, ३० त्याचा पुत्र 
शिमा, त्याचा पुत्र हृग्गीया व त्याचा पुत्र असाया. 

३१ कोडा स्थायिक झाल्यावर दाविदानें परमे- 
श्वराच्या मंदिरांत जे गरायकगण नेमिले होते ते हे: 

१ मुळांत: वश्‍नी; पण ६:३३ पाहा. 





४रॅट 


१ इतिहास 
यस्छाठेमांत शलमोन परमेश्वराचे मंदिर बांधीपर्यंत. 





'ते. दर्शनमंडपाच्या निवासमंडपासमोर गायनपूर्वक सेवा 
करीत व ते. आपल्या कामावर क्रमानुसार हजर राहत. 
३३ तेथें हनर असत ते व त्यांचे पुत्र हे: कहाथी वंशा- 
येकी यायक हेमान, बिन योएल, बिन शमुवेल, ३४ बिन 
'एल्काना, बिन यरोहाम, बिन. अलीएल, बिन तोहा, 
-३५- बिन सूफा, बिन एलकाना, बिन महथ, बिन अमा- 
संय, ३६ :बिन एलकाना, बिन योएल, बिन अजऱ्या, 
.बिन सफऱन्या, ३७ बिन तहथ, बिन अस्सीर, बिन 
एब्यासाफ, बिन कोरह, ३८ बिन इसहार, बिन कहाथ, 
बिन .छेवी, - बिन. इद्लाएल; ३९ आणि त्याचा भाऊ 
आसाफ त्याच्या उजवीकडे उभा असे, म्हणजे आसाफ 
ब्रिन बरेख्या, बिन शिमा, ६४० बिन मिखाएल, बिन 
बासेया, बिन मल्क्रीया, ४१ बिन 'एथनी, बिन. जेरह, 
बिन अदाया, ४२ बिन एथान, निन जिम्मा, बिन 
शिमी, ४२३ बिन यह्था, बिन गर्षोम, बिन लेवी; 
४४ त्यांचे भाळ मरारीचे वंशज त्याच्या डावीकडे उभे 
असत ते: एथान बिन किश्ी, बिन अब्दी, बिन मल्लूख, 
४५ बिन हदब्या, बिन. अमस्या, बिन हिल्कीया, 
४६ बिन अमसी, बिन बानी, बिन शेमे, ४७ बिन 
महली, निन मूश्ी, बिन मरारी, बिन लेवी. ४८ त्यांचे 
भाऊबंद जे लेवी ते. देवाच्या मंदिराच्या. निवास- 
मंडपाच्या सवे सेवेसाठी. वाहिलेले होते. 

. ४९ अहरोन व त्याचे पुत्र हे. होमवेदीवर व 
'घूपवेदीवर अपेणें करीत. परमपवित्रस्थानासंबंधान्चे 
सवे काम करीत आणि : इलाएल .. लोकांसाठी . प्राय- 
श्वित्त करीत; देवाचा सेवक मोठे याच्या आज्ञेप्रमाणे 
ते करीत. ५« अहरोनाचे वेशज हे: त्याचा: पुत्र 
शलाजार, त्याचा पुत्र फिनहास, त्याचा पुत्र अबीशचा, 
५१. त्याचा पुत्र बुक्की, त्याचा पुत्र: उक्ची, त्याचा पुत्र 
जरह्या, ५२ त्याचा पुत्र मरायोथ, त्याचा पुत्र अमऱ्या, 
त्याचा पुत्र अहीट्ब, ५३ त्याचा पुत्र सादोकर 
व त्याचा. पुत्र अहीमास. 

:? ५४ अहरोन वंशजांची . वस्ती त्यांच्या हद्दीतील 
क्विल्ल्याकिल्ल्यांनीहि आहेः: कहाथ .:* घराण्याच्या 


श्रेर 








अ० ८५३२-७३ 





नांवाची पहिली : 'विठ्ठी निघाली म्हणून ५५ यहुदा 
देद्यांतील हेजोच.” त्याच्या शिवारांसद्धा त्यांस :दिळें; 
५६ पण त्या नगराचीं ज्ञेतेंपोतें. व खेडींपाडीं यफूशेचा 
पुत्र कालेब यास दिलीं. ५७ अहरोनाच्या वंडाजांस शरण- 
पुरें म्हणून दिलीं तीं ही: हेब्रोन, लिब्ना व त्याचें . शिवार, 
यत्तीर, एष्टमोवा व त्याचें शिवार, ५८ हीलेन व त्याचें 
शिवार, दबीर व त्याचें शिवार, ५९ आक्वान व त्याचें 
शिवार, बेथ-शेमेश व त्याचें शिवार,. ६० बन्यामिनाच्या 
वेशाचें गिबा. व त्याचें शिवार, अल्लेमेथ व त्याचें शिवार 
आणि अनानोथ व त्याचें दिवार; त्यांच्या घराण्यांची 
एकंदर सगळीं नगरें. तेरा होतीं. ६१ अवशिष्ट राहि- 
लेल्या कह्वाथी वेशजांस चिठ्या टाकून मनऱहाच्या अध्या 


बेज्मांच्या मुलखांतून . दहा जगरें दिलीं. ६२ गर्षाम 
वंडाजांस; त्यांच्या त्यांच्या कुळांप्रमाणें इस्साखार, 
आझेर, . नफताली व बाक्यानांत राहणारा मनशछो 


वंश यांचीं तेरा नगरे दिलीं. ६३ मरारी. वंशजांस 
त्यांच्या त्यांच्या कुळांप्रमाणें रऊबेन, गाद व जबुळून 
या वंशांच्या सुलखांतून व्विठ्या टाकून बारा. नगरे 
दिलीं. ६४ इल्लाएल लोकांनीं लेव्यांस हीं नगरें त्यांच्या 
शिबारांसुद्धा . दिलीं. ६५ त्यांनी यहूदा, दिमोन व 
बन्यामीन या. वंशांच्या मुलखांतून. वर सांगितलेली 
नगरे, . दिलीं. ६६ -. कहाथ वंशांतील कांहीं कुळांस 
एफ़ाइमाच्या . वंद्यांतील मुलखांतलीं नगरे मिळालीं तीं 
हौ: ६७ एफ़राइमाच्या डोंगराळ प्रदेशांतील शरणपूर 
शखेम व त्योचे. शिवार, तसेंच गेजेर व त्याचें शिवार, 
६८ यकमाम व त्याचे. शिवार, बेथ-होरोन व त्याचें 
शिवार, ६९ अयालोन व त्याचें शिवार, गथ-रिम्मोन 
व त्याचें दिवार; ७० - तसेंच मनरशञाच्या अध्यी 
वंशांतून आनेर व त्याचें शिवार आणि बिलाम व त्याचें 


'शिवार. हीं कहाथ 'वंशांतील अवशिष्ट .वेक्जांस दिली. 


७१ गर्षामच्या - वंशजांस जीं नगरें' मिळालीं तीं हीं: 
मनऱ्शाच्या अध्या वंश्यांतून बाशानांतळें गोलान व:त्याचें 
श्लिवार, अ्टारोथ. व त्याचें शिवार; ७२ इस्साखाराच्या 
वंश्यांतून केंदेशा व त्याचे शिवार, दाबरंथ व त्याचें 
शिवार; ७३--रामोथ- वं त्याचें शिवार  ओणि आनेम व 


अ ६५७२-५७२२३ 


-१ इतिहास 





शिवार ही दिलीं; ७४ अक्ेरच्या वंद्यांतून माशाल 
व त्याचें शिवार, अब्दोन व त्याचें शिवार, ७५ हूकोक व 
त्याचें. शिवार आणि- रहोब व त्याचें शिवार ही दिली; 
४७६ नफताली वंद्यांतून गालीलांतळें केदेश व त्याचें 
शिवार, हम्मोन व त्याचें शिवार आणि किर्याथाईम व 
त्याचें शिवार हीं दिलीं. ७७ लेवीच्या बाकीच्या वंशजांस 
म्हणजे भरारी वंशजांस जीं नगरे दिलीं तीं हीं: 
जबुलूनाच्या वंश्ांतून रिम्मोनो व त्याचें शिवार आणि 
ताबोर व त्याचें शिवार; .3८ यारदेनेपलीकडें यरीहो 
जवळ, यार्देनेच्या पूर्वेवडीस रऊनेन वंद्यांतून- रानांतळें 
बेसेर व त्याचें शिवार; अहसा व त्याचें शिवार, 
७९ कदेमोथ :व त्याचें शिवार आणि मेफाथ व त्योचें 


शिवार हीं दिलीं; ८० आणि गाद. वं्यांतून गिळादी 
रामोथ व त्याचें शिवार, महनाइम व त्याचें शिवार, 


_ ८१ हेशबोन व त्याचे शिवार आणि याजेर व 
त्याचें शिवार, हीं दिलीं 
१ इस्साखाराचे पुत्र तोला, पुवा, याशुब, 
१9 शिम्नोन असे चार. २ तोलाचे पुत्रः उजी, रफाया, 
यरीएल, य॒हूमय, इबसाम व शसुचेल; हे आपला 
बाप तोला याच्या घराण्याचे प्रमुख असून आपल्या 
*पिढींतले. शूर वीर पुरुष होते; त्यांची संख्या दाविदाच्या 
काळीं बाबीस हंजार सहाशे होती. ३ उज्बीचा पुंत्रे 
इज्ह्या; इम्नह्याचे पुत्र मिखाएल, ओबद्या, योएंल व 
इदशीया असे पांच होते; हे सवे प्रमुख पुरुष होते. 
४ त्यांच्या कुळांप्रमाणें व पितूकुळांप्रमार्णे लढाईच्या 
सैन्याच्या टोळ्यांत' त्यांचे छत्तीस हजार पुरुष असत; 
'कारण त्यांना बायका व मुलें पुष्कळ होतों. ५ इस्सो- 
खाराच्या सव कुळांतले त्यांचे भाऊबंद झर पुरुष होते; 
चंशावळींत ते एकंदर सत्याऐशीं हजार नमूद झाले होते. 


६ बन्यामिनाचे. पुत्रः नेला व जेकर व यदीएल असे 


तिघे... ७ बेलाचे पुत्रः एस्बोन, उज्जी, उज्बियेल, यरीमोथ 
ब इरी असे पांच; हे आपल्या पितृकुळांचे प्रमुख 
असून ग्रर' वीर होते; वंशावळींत ते बावीस . हजार 
चौतीस नमूद झाले होते. ८. बेकेराचे पुत्र: जमीरा, 
योवाश, अल्यिजर,. एल्योवेनय यरेमोथ, 


अबीया, अनाथोथ व अलेमेथ. हे सवे बेकेराचे पुत्र. 
९ ते. आपआपल्या . पितूकुळांचे प्रमुख असून शर 
वीर. होते. वंद्यावळींत ते वीस हजार दोनशें नमूद 
झाले होते. १० यदीएलाचा पुत्र बिल्हान; बिल्दानाचे पुत्र 
यऊडश, बन्यामीन, एहूंद, कनाना, जेथान, तार्शीश व 
अहीश्ाहर. ११ हे सवे यदीएलाचे वंदाज; ते आपल्या 
पितूकुळांचे प्रमुख असून झर वीर होते; सेनेबरोबर 
जाण्यास लायक असे ते सतरा हजार दोनशें होते. 
१२९ इराचे वंशज: शुप्पीम व इुप्पीम; आणि आहेराचे 
वंशज हुशीम. 

१३ नर्फतालीचे पुत्न यहतिएल, गूनी, येसर व 
शहूम, ही बिल्हेची संतति. 
* १४ मनऱ्शाचे पुत्र: त्याच्या बायकोपासून त्याला 
अंस्रीएह झाला; : त्याच्या अरामी उपपत्नीपासुन 
त्यास गिलादाचा बाप माखीर हा झाला. 


“१५ माखीरानें हुप्पीम व शुप्पीम यांची बहीण बायको 


केली; तिचें 'नांव माका; दुसऱ्या पुत्राचे नांव सलाफ- 
हाद; सलाफहादाला कन्याच होत्या. १६ माखीराची 
बायको माका हिला पुन्न झाला त्याचें नांव तिने. पेरेस 
ठेविलें व त्याच्या भावाचें नांव शेरेश होतें; त्याचे पुत्र 
ऊलाम व रेकेम. १७ ऊलामाचा पुत्र बदान. गिलाद 
बिन माखीर बिन मनरशे याचे पुत्र हे. १८ त्याची 
बहीण हम्मोलेखेथ हिला इशहोद, अबीयेजेर व महला 
हीं झालीं. १९ . शंभीदाचे पुत्र : अह्यान, शेखेम, लिखी 
व अनीयाम. 

२० एफ़ाइमाचे पुत्र: त्याचा पुत्र घयेल्ह, त्याचा 


पुत्र बेरेद, त्याचा पुत्र तह्ृथ, त्याचा पत्र 'एलादा, 


त्याचां पुत्र तहथ, २१ त्याचा पुत्र जाबाद, त्याया 
पुत्र शथेल्ह आणि एजेर व एंलद; ह्यास गथच्या 


'मूळच्यां  रहिवाश्यांनी मारून टाकिले, कारण त्यांची 


गुरेंढोरे॑ं हरण करण्यास ते गेळे होते. २९ यामुळें 
त्यांचा बाप एफ्राडैम यार्ने बहुत दिवस झोक केला, 
आणि त्याचे भाऊबंद त्याचें सांत्वन करण्यास आले. 
२३ तो आपल्या. बायकोपा्ी गेला आणि ती 
गर्भवती होऊन. तिला एक पुत्र झाला; त्यानें. त्याचें 


४४० 


, ढी 


१ इतिहास 





नांव: वरीया ( भाग्यहीन ) असें ठेविलें, कारण त्याच्या 
घराण्यावर दुदेंव ओढवले होते. २४ त्याची कन्या 
झेरा; तिनें खालचें व वरचें बेथ-होरोन व उजेन- 
झेरा ही. वसविली. २५ त्यांचे पुत्र रेफह व रेशेफ; 


रेशेफाचा पुत्र तेल्ह, त्याचा पुत्र तहन, २६ त्याचां 
त्याचा पुत्र 


पुत्र हादान, त्याचा पुत्र आम्मोहूट, 
अलीझ्षामा,.:.२७ त्याचा पुत्न नून व. त्याचा पुत्र 
._. यद्दोशवा; ९८. त्यांची वतनें व वसतिस्थानें ही. होत 
बेथेळ . व त्याच्या लगत्याचीं खेडीं, पूर्वेस नारान 


पश्चिमेस गेजेर व त्याचीं खेडी, डाखेम व त्याचीं 


खेडी, गळ्ञा व त्याची खेडी एथपर्यंत; २९ त्या- 
प्रमाणेच मनइशाच्या वंशजांच्या सीमेवरील बेथ-शान' 
वः त्याचीं खेडी, तानख व त्याचीं खेडी, भगिद्दो व 
त्याचीं खेडी, दोर व त्याचीं खेडी; यांत इस्लाएलाचा 
पुत्र योलेफ याचे वंशज राहत होते. 

३० आहेराचे पुत्र: इश्ना, इधा, इथी, बरीया व 
त्यांची बहीण सेराह. ३१ बरीयाचे पुत्र: हेबेर व 
मालकीएल, हा. निजोविथाचा . बाप. ३२ हेबेरास 


यफलेट, शोमेर, होथाम व त्यांची बहीण झवा “हीं 


झालीं. ३३ यफलेटाचे पुत्र: पासख, बिह्यालळ व 
अश्वाथ; ही यफलेटाची संतति. र्ड शेमेराच पुत्र: 
अही, राहागा, यहूबा व अराम. ३५ त्याचा भाऊ 
हेलेम याचे पुत्र सोफह, इन्ना, शेळेश व आमाल. 
३६ सोफहाचे पुत्र: सूहा, इनेफेर, शहरवाल, बेरी, इस्रा, 
३७ बेसेर, होद,. शम्मा, शिल्झा, इय्रान व बैरा. 
३८ . येथेराचे पुत्र: यफुन्ने, पिस्पा व अरा. ३९ उदल्लाचे 
पुत्र: आरह, हृनिएल व रित्या. ४० हे. सवे आदोराचे 








अ० ७२३-८४ ३३. 
शकूफान व हुराम. ६ एहूदाचे पुत्र गेबा येथल्या 
पितूकुळांचे प्रभुख होते; त्यांस पाडाव॑* कलन 


'मानाहथ येथें नेलें; . ७ नामाने, अहीया व गेरा. यांस 


त्यानें केद करून नेलें; त्यास उजा व अहीहूद हें 
झाले. ८ त्यांस घालवून दिल्यावर . मवाबाच्या- 
पठारांत शहरयिमास संतति झाली; त्याच्या बायका 
हुक्ीम व - बारा ह्या. होत्या: ९ त्याची .- बायको: 
होदेश, हिच्या, पोटीं त्यास योबाब, सिव्या, मेशा, 
मल्काम, १० यऊस, झशब्या व मिमी हे झाले. हे 
त्याचे पुत्न त्यांच्या पितृकुळांतळे प्रमुख होत. 
११ हुझीमेपासून त्यास अबीट्ब व एल्पाल झाले. 
१२ एल्पालाचे पुत्र एबर, मिश्याम व॑ शमेद; . शमेदानें 
ओनो व लोद आणि त्यांची खेडींपाडी . वसविली; 
१३ बरीया व रामा, हे अयालोनकरांच्या पितू- 
कुळांतील प्रमुख पुरुष . होते व त्यांनीं गथकरांस 
पळवून लाविले; १४ अह्यो, झाशक, यरेमोथ, 
१५ जबद्या, अराद, एद्र, १६ मोखाएल हृत्पा व 
योहा, हे. बरीयाचे पुत्र; १७ जबद्या, मधयुश्राम, 
हिज्की,, हेबेर; १८ इश्मरय, इज्लीया व योबाब 
हे." एल्पालाचे पुत्र; १९ याकीम, जिखी, जब्दी, 
२० एलीएनय, सिल्थय, अलीएठ, २१ अदाया, 
बराया व शिम्राथ हे शोमीचे पुत्र; २२ इस्पान, 
एबर, अलीएल; २३ अब्दोन, जिल्ली, हानान, 
२४ हनन्या, एलाम, :-अनथोथीया, २५ इफदया व 
पनुएह हे शाहकाचे पुत्र; २६ झसम्दारय, शहर्‍या, 
अथल्या, ९७ यारेश्या, एलीया व जिखी हे यरो. 
हामाचे पुत्र २८ हे आपआपल्या पिढींत आपआपल्या 


वंशज होते; हे आपल्या पितूकुळांचे प्रमुख असून | पितूकुळांतळे प्रमुख पुरुष असून यसरुकालेम येथें 
निवडक महावीरांचे व सरदारांचे अग्रणी होते; आणि ' राहत असत.. २९ गिबोनांत गिबोनाचा .बाप राहत 


लढाईच्या. कामगिरीसाठी त्यांची टीप घेतली तेव्हां | 


ते सव्वीश्त हजार भरले 


होता, त्याच्या बायकोचे नांव माका; ३० त्याचे पुत्र: 
ज्येष्ठ अन्दोन, सूर, कीश, बाल, . नादाब, २१ गदोर 


१ बन्यामिनाला ज्येष्ठ पुत्र बेला, दुसरा | अद्यो व जेखर. ३२ मिकलोथास . शिमा झाला.. 

९ आश्‍बेळ, तिसरा अहरह, २ चवथा नोहा व हे. आपल्या : भाऊबंदांसमोर... त्यांच्याबरोबर . यंसदाळेय 
पांचवा राफा हे झाले. ३ बेलाचे पुन्न : अहार»-गेरा, | येथें वस्ती. कून होते... ३३ नेराला कीश झारा 
अबीहूंद, ४ अबीद्यवा, नामान, अहोह, ५ गेरा; | किशास* शौल झारा; शीलास योनाथान, मलकीझुवा 


ड४१ 


अ० ८:२२-९:२४- 


१ 'इतिहास 





अबीनादांब .व एद्बालं हे होते. ३४ योनाथानाचा 
पुत्र मरोब्बाल; मरीब्यालळ यास मीखा झाला. 
३५ मीखाचे पुत्र: . पीथोन, मेळेख, तरेया व आहाज, 
१६ आहाजास यहोअद्दा झाला; यहोअद्दास आलेमेथ, 
भजमावेथ व 'जिन्नी हे झाले; जिश्रीस मोसा झाला. 
३७. मोसाला-बिना, झाला; त्याचा पुत्र राफा, त्याचा पुत्र 
एलासा. व: त्याचा पुत्र आसेल; ३८ आसेलास सह्य पुत्र 
होते, त्यांचीं नांवे ही. : अज्नीकाम, बोखरू, इर्माएल; 
झाऱया, ओबद्या व हान; हे सवे आसेलाचे पुत्र 
३९ त्याचा भाऊ एशेक. याचे पुत्र: ज्येष्ठ उलाम, 
दुसरा यऊष वे तिसरा अलीफलेत. ४० ऊलामाचे 
वंशज. . शूर वीर धनुर्धारी होते; त्यांचे 
पुत्रपौत्र- मिळून. दीडरों होते. हे. सवे बन्यामिनाच्या* 
वंद्यांतळे होत. 
१ ह्या प्रकारें सवे इत्वाएल लोकांची त्यांच्या 
९ त्यंच्या वंझाप्रमाणे गणती झाली; त्यांच्या वंशा- 
वळ्या. इल्लाएलाच्या राजांच्या बखरींत नमूद केल्या 
आहेत; यहूदी लोकांनीं पाप केल्यसुळें त्यांस 
पाडाव कशन आबेल देशीं नेलें. २ जे प्रथम आपल्या 
वतनाच्या. 'नंगरांत राहण्यास आले. ते इलक्लाएली, 
याजक, ठेवी व नथीनीम हे होते.. ३ यहूदी; बन्या- 
मिनी, एफ़ाइमी व मनश्हे यांच्यापैकी जे यरुडलेमांत 
राहण्यास आले ते हेः ४ ऊथंय जिन अम्मीइहूद 


निन अल्ली बिन इंग्री बिन. बानी; हा ब्रानी, 'पेरेस 


बिन यहूदा याच्या वंझांतला. होता. ५ 'बोलोन्यांपैकीं 
ज्येष्ठ पुत्र .असांया व. त्याचे पुत्र. ६ जेरद्मच्या 
पुत्रांतला 'यऊवेल॑- व त्याचे सहार्शे नव्वद भाऊबंद 
७ बन्यामिनाच्या वंशांतील हेः सठू बिन मशुक्कम निन 
होदव्या, बिन' हस्सनुवा; ८ हबनया बिन यहोराम, 


एला बिन उज्ली, विन मिति आणि मशुद्यम बिन 


शफाठ्या बिन - रयुवेल; बिन :इबनीया, ९ : आणि 
त्यांच्या. त्यांच्या कुळांप्रमाणें त्यांचे भाऊबंद नड 
छप्पं्न होते. .हे सवे पुरुष आप्रआपल्या फितूकुळांप्रमाणे 
आपजापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. : 

१० याजकांपैकी यदया;- यहोयारीब च. याखीन;- 





११. आणि. अजऱ्या बिन हिल्कीया, बिन मथुल्लम, 
बिन सादोक, बिन मरायोथ, बिन अहीट्ब; 'हा देवाच्या 
मंदिराचा शास्ता होता; १२ अदाया बिन यहोराम, बिन 


'पशहूर, बिन. मल्कौया, आणि मसय बिन अदीएल, 


बिन -यहजेरा, बिन मशुद्वाम, बिन मशिक्तिमीथ, निन 
इम्मेर; १३ आणखी. त्यांचे भाऊबंद, त्यांच्या. पितू- 


कुळांचे प्रमुख. एक हजार सातशे साठ. : होते; 


परमेश्वराच्या मंदिराची सेबा करण्याच्या कामीं हे 
पुरुष फार वाकबगार होते. .१४ लेव्यांपैकीं. शमाया 
बिन हराब, बिन अज्लीकाम, बिन हशज्या हे मरारी 
कुळांतले होते; .-१५ आणि बकूबकार, हेरेश, गालाल, 
आणि मतन्या बिन मीखा, बिन जिली, बिन आसाफ; 
१६ आणि ओबद्या बिन शमाया, बिन ग्रालाल, बिन 
यदूथून; आणि बरेख्या बिन आसा, ' बिन एलकाना; 


हया नटोफाथी यांच्या वस्तींत राहत असे.. १७ द्वार 


पाळांपैकी हे: श्टूम, अकूब, टल्मोन, अहीमान, व 
त्यांचे. भाऊबंद; शहूम हा. त्यांचा - प्रमुख: होता. 
१८ . हे ह्य. काळपावेतों पूर्वेस राजाच्या. देवडीवर 
देवडीवाल्यांचें काम करीत असत; लेब्यांच्या . छावणीचे 
द्वारपाळ...हेच होते. १९ आणि शहूम बिन कोरे, 
बिन एब्यासाफ, बिन कोरह, आणि त्याच्या पितृ- 
कुळांतील-.. त्याचे भाऊबंद जे कोरही त्यांची उपा- 
सनेच्या कामावर नेमणूक असून ते दर्शनमंडपाचे 
द्वारपाळ असत; त्यांचे वाडवडील परमेश्वराच्या छावणी- 
वरील कामदार असून द्वारपाळ .असत; २० . पूर्वीच्या 
काळीं फिनह्ास त्रिन एलाजार हा त्यांचा सरदार असे; 
परमेश्वर त्यांच्याबरोबर असे. २१ जखऱ्या बिन 
मझेळेम्या हा दर्शनमंडपाचा द्वारपाळ होता, २२ सर्व 


द्वारपाळांच्या. कामासाठी दोनशें बारा लोक .. निवडिले 


होते. त्यांस दावीद व॒ शसुवेल द्रष्टा यांनीं ह्या 
कामगिरीवर नेमिले होतें. त्यांच्या त्यांच्या गांवी 
च्या वंझावळींत : त्यांस नमूद केलें होते. २२ ते 
व॒ त्यांचे वेशज परमेश्वराच्या मंदिराच्या म्हणजे. 
दरशनमंदपाच्या . द्वारपाळांचें काम पाळीपाळीने पाहत 
असत. २४ द्वारपाळ' पूर्वी, पद्धि, उत्तर: व दिण 


१ इतिहास 





चारहि दिशांस असल: .२५ त्यांचे भाऊबंद 
जे खेल्यापाल्यांत राहत असत ते सात. सात 
दिवसांनीं पाळीपाळीने त्यांजकडे' येत; २६ चाऱ्ही 
मुख्य द्वारपाळ लेवी असून त्यांकडे हे काम 
सोंपळें होते; त्यांस देवाच्या मंदिराच्या कोठड्या व 
भांडारे यांवर नेमिले होतें. २७ देवाच्या मंदिराचचें 
रक्षण त्यांजकडे सोंपळें असल्यामुळे ते त्याच्या 
आसपास रात्रीचे राहत, आणि दररोज सकाळीं 
मंदिर उघडण्याचे काम त्यांचें होते. २८ उपासने- 
संबंधाची पात्रें त्यांच्यापैकी कांहीं जणांच्या ताब्यांत 
असत; तीं पात्रें ते एकेक मोजून आंत ठेवीत व 
एकेक मोजून बाहेर काढीत. २९ त्यांच्यापैकी 
कांही. जणांकडे सामानसुमान, पवित्रस्थानांतील सर्वे 
थात्रे, सपीठ, द्राक्षारस, तेल, . ऊद व सुगंधी द्रब्यें 
यांची व्यवस्था असे. ३० याजकपुत्रांपेकी कांही. जण 
गंध्याचे काम करीत. ३१ तव्यावर ज्या वस्तु 
भाजण्यांत येत त्यांवर देखरेख करण्यासाठीं टेव्यांपैकीं 
मत्तिथ्या यास नेमिळें होते, हा रशहूम कोरहीचा 
ज्येष्ठ पुत्र. २२ कहाथी कुळांतील त्यांच्या कित्येक 
भाऊबंदांची नेमणूक समर्पित भाकरीसंबंधाच्या कामा- 
' वर झाली होती; ते प्रत्येक शब्बाथ दिवशीं त्या तयार 
: करीत. ३३ वर सांगितलेले गायक लेव्यांच्या पितृ- 
कुळांतळे प्रमुख होते; ते कोठड्यांत राहत; त्यांना 
इतर कांहीं काम नसे; ते रात्रंदिवस आपल्या 
कामांत गुंतलेले असत. ३४ हे त्यांच्या त्यांच्या 


पिढ्यांतले, लेव्यांच्या पितूकुळांतळे प्रमुख पुरुष 
होत; ते यरुशलेमांत राहत. 
३५ गिबोनांत गिबोनाचा बाप इयेल राहत 


होता; याच्या. बायकोचें नांव माका; ३६ आणि 
त्याचे पुत्रः ज्येष्ठ अब्दोन, सूर, कीश, बाल, नेर, 
नादाब, ३७ गदोर, अह्यो, जखऱर्‍्या व मिकलोथ. 
३१८ मिकलोथास शिमाम झाला; हेहि यरुशळेमांत 
आपल्या भाऊबंदांजवळ त्यांच्यासमोर राहत असत. 
३९ नेरास कीदा झाला, कीशास शौल झाला, 


शोलास योनाथान, मलकीशुवा, अबीनादाब, एर्बाल | 


अ० ९५२४-१०१५१० 





हे. झाले. ४० योनाथानाचा पुत्र. मरीच्बाल; मरीब्वा- 
लास. मीखा झाला. ४१ मीखाचे पुत्र पीथोन, मेले; 
व . तहरेया. ४२ आहाजास यारा झाला, यारास 
आलेमेथ, अजमावेथ व जिश्री हे झाळे, जित्रीस मोसा 
झाला. ४३ मोसास बिना झाला, त्याचा पुत्र रफाया, 
त्याचा पुत्र एलासा, त्याचा. पुत्र आसेल; ४४ आणि 
आसेलास' सहा 'पुत्र झाले, . त्यांचीं नांवें हीं : अज्ञीकाम, 
बोखरू, इश्माएल, शार्‍या, ओबद्या व हानान, हे 
आसेलाचे पुत्र. 
१ पलिष्टी इसाएलाशीं लढले तेव्हां इत्ा- 
६ ७ एळ लोक पलिष्ट्यांपुढहून पळून गेले व गिलबोवा 
डोंगरांत घायाळ होऊन पडले. २ .पटिष्टयांनीं 
शौलाचा व त्याच्या पुत्रांचा निकराने पाठलाग करून 
शोलाचे पुत्र योनाथान, अबीनादाब व मलकीशुवा 
यांस बघिळें. ३ शोलाशींहि लढाई फार. निकराची 
झाली; तिरंदाजांनीं त्यास गांठिळें व त्यांच्यामुळे तो 
फार हैराण झाला. ४ तेव्हां शोळ आपल्या रासत्र- 
वाहकास म्हणाला, आपली तरवार उपसून मला भोंसक; 
तसें न केल्यास हे असुंती लोक येऊन माझी विटंबना 
करितील. पण त्याचा शक्षवाहक तसें करीना, तो फार 
घाबरला होता; तेव्हां शोळ आपली तरवार काढून 
तिच्यावर पडला. ५ शौल मेला हे पाहून त्याचा राल्ल- 
वाहकहि आपल्या तरवारीवर पडून त्याजबरोबर मेला. 
६ याप्रमाणे शौोळ व त्याजबरोबर त्याचे तिघे पुत्र व 
त्याच्या घरचीं माणसें सत्यु पावली. ७ खोऱ्यांत 
असलेल्या सवे इस्राएल लोकांनीं पाहिलें कीं लढवय्ये 
पळाळे आणि झोल व त्याचे पुत्र मरण पावले, तेव्हां 
तेहि आपआपलीं नगरें सोडून पळाले आणि पलिष्टी 
लोक त्यांत जीऊन राहिले. 

८ दुसर्‍या दिवशी पलिष्टी लोक वधलेल्यांस लटावयास 
आले तेव्हां शौळ व त्याचे तिघे पुत्र गिलबोवा 
डोंगरांत पडलेले त्यांस आढळले. ९ तेव्हां त्यांनीं 
शौलास नागवून त्याचें शिर व चिलखत हीं काहून घेतलीं 
आणि तीं आपल्या देशांत सववत्र पाठवून आपल्या 
मू्तींस व लोकांस हें वर्तमान कळविलें. १० त्यांनीं 


डड 


ग० १०५१०-११५१९ १ इतिहास 










दागोनाच्या देवळांत टांगिठें. ११ पलिष्टिथांनी शौळाचें | यवाबानें बाढीच्या नगराचा जीर्णोद्धार केला. ९ दावीद 
अधिकाधिक थोर होत गेला, कारण सेनाधीश एरमेश्वर 
त्याच्याबरोबर 


स्व 
रहिवाश्यांनी ऐकळें, १२ तेव्हां तेथळे. स्व शर बीर बरोबर असे. 
. परमेश्वर बोलला होता तदूनु 
याबेश येथें आणिली व त्यांच्या अस्थि. घेऊन याबेशां- | सार. दाविदाच्या ज्या झर वीरांनी त्याच्या पक्षाचे 
तील एका बृक्षाखालीं पुरिल्या . आणि सात दिषस | होऊन त्याला गादी मिळवून देण्याची कुमक केली ते 
उपास केला. १२ शौलानें परमेश्वराचा अपराध केळ, | प्रमुख पुरुष हे होत; ११ दाबिदापाशी असलेल्या 
परमेश्वराचा शब्द मानिठा नाहीं आणि परमेश्वरासप्रॅश्‍ने बीरांचीं नांवें हीं: हखमोन्याचा पुत्र याराबाम हा 


नायक असुन त्यानें तीनर्शे लोकांवर भाला 
त्यांस एका प्रसंगीं मारन टाकिले. १२ त्याच्या 


हिनी: श्र 

पी 
अर्ज क 

क्ति 

१ वढ 

१434 

१ ८: 

अश्शी 1, 


रु 
बँ 
रं 
१ 
शं 
१ 


डी 
ह हि 
क्क 
क्ल 
रभ 
दर 


हेजरोनांत करार ..केळा, आणि परमेश्वराने: शसुवेळाच्या । सैन्य रेफाईम खोऱ्यांत छावणी. करून होते. १६ त्या 
वारे सांगितलें होतें त्या वचनानुसार त्यांनीं दाषिदास | प्रसंगी दावीद गडावर असून बेथलहेमांत पलिश्‍्यांचें 
अभिषेक करून इख्राएलाचा राजा नेमिळे.. ४ नंतर | ठाणे बसलें होतें. १७ दाबिदास उत्कट इच्छा होऊन 


तो म्हणाला, बेथलहेमाच्या वेश्ञीजवळील विहिरीचे 

पाणी मला कोणी पाजीठ तर बरें. १८ त्या तिघांनी 
लोक तेथें राहत असत. ५ पलिष्ट्यांच्या छावणींत घुसून बेथलहेमाच्या वेशीजवळील 
दाविदास सांगितलें की तू 


नको. 
दाविदाने सीयोन नांवाचा . गढ सर केला; त्यालाच | ते पिडेना. त्यानें ते परमेश्वराच्या नामाने ओतिलें. 
१९ तो म्हणाला, हे माझ्या देवा, असें कृत्य माझ्या- 
न घडो; जे आपल्या प्राणांवर उदर झाळे 
हें रक्त मीं प्यावें काय १ . कारण त्यांनीं आपला 
| त्याचें | १. पाठभेद: नायकांचा नायक. २. १ झयुवेळ १७:१३ 
नांव दावीदपुर पडलें. ८ त्यानें नगराअ. योहोकहून | येथें अफस-दम्मीम. 


१ इतिहास 


अ० ११५१९-१२९४१२ 





पिईंना. त्या तिघां वीरांनी हें कृत्य केठें. २० यवाबाचा | ३९ सेलक अम्मोनी, सरूवेचा पुत्र यवाब याचा शत्ष- 


भाळ अबीडशाय हा त्या तिघांचा प्रमुस होता; त्यानें भापला 
भाला तीनी मलुष्य़ांवर चालवून त्यांस ठार केलें 
त्या तिघांमध्ये त्यानें नांव मिळविले. २१ त्या तिघांमध्ये 
त्याची महती विशेष होती म्हणून तो त्यांचा नायक 
झाल; : तरी तो. पहिल्या तिघांच्या योग्यतेस 
पोहंचळा नाहीं. २२ कबसेल येथला एक मनुष्य होता; 
- . त्यानें . पुष्कळ पराक्रम केले होते; त्याच्या यहोयादा 
नांवाच्या पुत्राचा बसाया म्हणून एक पुत्र होता, त्यातें 
मवाब्री अरीएल याच्या :दोघां पुत्रांस ठार मारिळें आणि 
_बकक्तांच्या दिवसांत कूपांत उतरून' :एका -सिंहास ठार केलें; 


२३- मग त्यानें पांच हात उंचीच्या एका धिप्पाड मिसरी. . ' ::, 


पुढ्षास ठार केलें; त्या मिसऱ्याच्या . हातीं. साळ्याच्या 
तुरीसारखा एक भाला होतां; पण'ः बनाया केवळ' एक 


वाहक नहरय बैरोथी, ४० हेरा इध्नी, गारेकःइय्री 


४१ उरीया. हित्ती, अहल्याचा पुत्र. जाबाद, 
४२ रउबेनी जीजा याचा पुत्र अदीना, हा रउनेन्यांचा 


सरदार, त्याच्याबरोबर तीस जण असत, ४३: माकाचा 


पुत्र हानान, योशाफाट मिथनी, ४४ उज्चीया 
अध्ट्टाथी, होथाम . अरोएरीयाचे पुत्र शामा व इेयेल, 
४५ शिस्रीचा पुत्र यदीएल व त्याचा:भाऊ योहा तीसी, 
४६:-अक्रिएठ मही ब एलानामाचे. पुत्र यरीबय व 
योडाव्या;.. इथ्मा मवाबी, ४७. ,अलीएठ ओबेद 
आणि यासीएल मलोबायी. , 
:.-६ १ 'क्वावीद सिकूलाग येथें-किशाचा पुत्र शोल. 
१९ याच्या भीतीने लपून राहत होता. त्या समयी 
जे “त्याजकडे आले व ज्यांनीं त्यास युद्धांत 


काठी घेऊन त्याच्यावर चाळून गेला द्र त्यानें त्या. कुमक केली ते झर वीर हेः २ ते. घुघोरी असून 
मिसऱ्याच्या हातचा भाला' हिसंकावून घेऊन त्या | उजव्याहाव्म अझ्या दोन्ही हातांनी गोफणयुंडे व 


भाल्याने त्याचा वध केला. २४ असें करून गहो- 


घनुन्यबप्ण सारीत असत; हे शौलाच्या भाऊबंदां- 


यादाचा पुत्न बनाया यानें त्या तिघां वौरांमध्यें नांव | पैकी असून जल्यामिली वंशांतळे होते. ३ त्यांतला 


मिळबिटें. २५ पाहा, त्या तिसांहून त्याची महती ब्रिशेष 


प्रमुख 'अहीएजर व दुसरा योवाश,. हे. गिबावासी 


होती तरी पहिल्या तिघांच्या. . योंग्यतेस . तो. पोहंचत्ज- | शमा याचे पुत्र; <तसेच अजमावेथ याचे पुत्र यजिएल, 


नाहीं; दाबिदार्ने त्यास .आपल्या हुत्तरातीवर नेमिले. 


२६ सैन्यांतील वीर हेः यवाबाचा. भाऊ असाएल, 
बेथलहेमच्या दोदोचा पुत्र - एलहानीन, २७ झम्मोथ 
हरारी, हेळस पलोनी, २८ इंकेश तकोइ याचा 
पुत्र, इरा, अबियेजेर अनाथोथी, २९. शिल्बखाय 
हूशांथी, ईलाय अहोही, ३०  महरय नटोफाथी, बाना 
नटोफाथी याचा पुत्र हेलेद, 
गिबांतला रीबय याचा पुत्र इत्तय, बनाया पिराथोनी, 
३२ गाशाच्या ओढ्यांजवळवा हूरय, अबीएल अर्बाथी, 
३३  अजमावेथ बहरूमी, अलीहबा झालबोनी, 
३४ गिजोनकर हाशेमाचे पुत्र, हरारी शागे याचा पुत्र 
योनाथान, ३५ हरारी साखार यांचा पुत्र अहीयाम, 
ऊराचवा पुत्र अलीफल, ३६ हेफेर मखेराथी, अहीया 
पलोनी, ३७ हेश्ी कमेली, एजबयाचा पुत्न नारय, 
१८.  नाथानाचा भाऊ यो, हग्नीचा पुत्र मिभार, 


३१ बन्ग्रामिन्यांच्या. 


व पेलेट, वराका व अनाथोथी येहू; . ४ गिनोनी 
इर्माया हा तिसांतला एक महावीर असून त्या 
तिसांवर नायक होता; आंणि .यिर्मया, . यहजिएल, 
योहानान, गंदेराथी, योजाबाद, ५ एळूजय, यरीमोथ, 
बाल्या, शामऱ्या, हरूफी शफट्या, ६ एऐएलकाना, 
इइक्टीग्रा, अजरेल, योबेजर व याशबामः हे कोरहाचे 
वंशज; ७ आणि गदोरी यरोहामाचे पुत्र ' योएला 
व.'जेबद्या. ८ दावीद अरण्यांतील ग्रढींत राहत 
असे तेव्हां गादी लोकांतळे शूर वीर, युद्धकलेंत 
प्रवीण, ढाळ व वर्ची धारण करणारे, सिंहासारख्या 
सुखाचे. आणि पहाडांतील हरिणांच्या वेगाने धावणारे 
असे आपल्या वंशांतून वेगळे होऊन दाविदाकडे 
आले ते हेः ९ एजेर सुख्य, ओबद्या दुसरा, अलीयाब 
तिसरा, 4० मिश्मन्ना चवथा, यिर्मया पांचवा, 
११ अत्तय सहावा, एलीएल सातवा, १२ योहानान 


डॉई५ 


अ० १२९:१२-२८ 





एलजाबाद नववा, १३ यिर्मया दहावा आणि 
मखबननय अकरावा. १४ हे गादी सेनानायक होते; 
त्यांतला कनिष्ठ शंभरांच्या तोडीचा होता व त्यांतला 
श्रेष्ठ हजारांच्या तोडीचा होता. १५ पहिल्या महिन्यांत 


यादेन नदी. दुथडी भरून वाहते तेव्हां यांनींच नदीपार 


जाऊन पूव. व पश्चिम. ह्या : दोन दिशांकडल्या 
खोऱ्यांतील ,ळोकांस पळवून लाविळें. . १६ बन्यामिनी 
व यंहृदी '“लोकांपॅक्रींहि कांहीं लोक दाविदाकडे गढींत 
गेले... १७ दावीद. त्यांस सामोरा जाऊन : म्हणाला, 
तुम्ही केवळ मित्रभावानें कुमक्र करण्यास मजकडे आलां 


असल्यास. माझें. मन तुम्हांशीं जहून राहील; 'पण तुमही. 


माझ्याशीं.. दगा कलन मला ' हान्रूंच्या हातीं देण्यासाठी 
आलां" असल्यास आपल्या पूवेजांचा देव हें 'पाहून 
तुम्हांस शासन करो, कारण माझ्या हातून कांहीं 
उपद्रव क्षष्छेला नाहीं. १८ मग त्या तिसांतठा प्रमुख 
जो अमासय. यास आत्म्याने व्यापिळें व तो म्हणाला, 
हे दाविदा, आम्ही आपलेच आहों; इश्ञायपुत्रा, आम्ही 
आपल्या पक्षाचे आहों; आपलें कुराल असो, कुशल असो; 
आपल्या साहाम्र्यकर्त्यांचेंहि कुशल असो; कारण आपला ठेव 
:आपला साहाय्यकारी आहे. यावर दाबिदानें त्यांस ठेवून 
घेतलें .ध आपल्या सैन्यावर नायक नेमिटें. १९ मन- 
इश्ांतलेहि कांही. ठोक दाविदास येऊन मिळाले; 
त्या समथीं तो पल्ष्टियांस मिळून शोलाशीं युद्ध करण्यास 
गेला होता,. पण त्याने पलिष्ट्यांस साहाय्र्य केलें 
नाहीं, कारण पलिष्ट्यांच्या सरदारांनी आपसांत सद्ला 


करून त्यास लावून दिलें; ते म्हणाले, तो आमची शिरे. 


जोखमांत घाळून आपला स्वामी शौळ यास पुनः 
जाऊन मिळावयाचा. २० तो सिक्लाग येथें गेला तेव्हां 
मनऱ्हांतळे.. अदनाह, योजाबाद, यदीएलळ, मीखाएल, 
योजाबाद, अलीहू, तिलथय हे मनरशाचे सहद्पति 
फितून त्याजकडे गेले. २१ त्यांनीं लटारूंच्या टोळी- 
पासून दाविदाचें रक्षण केलें; ते सर्व शर वीर असून 
सेनानायक होते. २२ दररोज . लोक दाविदाची 
कुमक करण्यासाठीं त्यास येऊन मिळत; शेवटीं त्याची 
देवाच्या सेनेसारखी मोठी सेना बनली. 





$- इतिहास 


२३ परमेश्वराच्या वचनानुसार. शोलाचें राज्य 
दाबिदाच्या . हातीं द्यावें म्हणून जे लोक युद्ध करण्यासाठीं 
हत्यारबंद होऊन हेब्रोन येथें त्याजकडे आले त्यांच्या 
प्रमुखांची गणती हीः २४ यहूदी लोकांतळे ढालबर्ची 
धारण. करणारे, लढावयास हत्यारबंद झालेले लोक 
सहा . हजार आटशें, २५ शिमोनी वंशांतले लढाईस 


' सिद्ध झालेले र वीर सात हजार. शंभर; २६ लेव्यांतले 


चार हजार सहाशे इतके होते. २७ अहरोन घराण्याचा 
नायक यहोयादा होता; त्याच्याबरोबर . तीन . हजार 


' सातर्दे लोक होते; २८ सादोक नांवाचा पक. तरुण. 
| महावीरहि.आला; 'त्याजबरोबर :त्य़ाच्या बापाच्या घराण्या? 


तळे :बावीस सेनानायक आले. २९ शोलाचे* भाऊ- 
बंद बन्यामिनी यांपैकीं तीन हजार आले; कारण हा 
वेळ्पावेंतों : बहुतेक बन्यामिनी लोक शौलाच्या घराण्यास 
धरून होते. ३० एफ़ाइमी लोकांतळे महावीर जे आप- 
आपल्या पितृकुळांतील नामांकित पुरुष होते ते वीस 
हजार आठशे आले. ३१ मनरशाच्या अर्ध्या वंशांतळे 
अठरा हजार लोक दाविदास राजा करण्यास आले; 
त्यांची. नांवें नोंदण्यांत. आलीं. ३२ कालप्रवृत्ति ओळखून 
इस्लाएलार्ने काय करावें हें ज्यांना कळत होतें असे इस्साखार 
वंशांतील दोनशें नायक आळे; त्यांचे सवे भाऊबंद 
त्यांच्या आज्लेंत होते. ३३ युद्धाच्या सर्व प्रकारच्या 
हत्यारांनी सज्ज होऊन सैन्याचा व्यूह रचून -.चाळून 
जाणारे जबुलून वंशांतळे पन्नास हजार योद्धे आले;. 
त्यांस व्यूहरचना चांगली करितां येत असून त्यांचें 
मन दुटप्पी नसे. ३४ नफताली वंशांतळे सेनानायक एक 
हजार व त्यांजबरोबर ढाल व भाला धारण करणारे 
सदतीस हजार आले. ३५ सैन्याची व्यूहरचना 
करणारे दान वंशांतळे अद्रावीस हजार सहाशे योदे 
आले. ३६ सैन्याची व्यूहरचना करणारे व सैन्याबरोबर 
लढाईस जाणारे आज्ञेर वंशांतळे चाळीस हजार योद्धे 
आले. ३७ यांदेनेच्या पूर्वेस राहणारे रऊबेनी, गादी 
व सनरहांचा अर्धा वंश यांतळे एक लक्ष वीस हजार 
लोक युद्धाच्या सवे "कारच्या हत्यारांनी सव्य होऊन 
आले. ३८ हे सर्वे व्युहरचना करणारे योद्धे दाविदास 


४४६ 


नळी 


_ अ०2१९१२४४-१४४१: 





सर्ब: इ्लाएकांचा ' राजा - करावे. म्हणून > हेओोंने 
येथे * खऱ्मा.:. मनानें: आले; दाविदांस रांजा करके 
अणून. अरकड - सवे : इस्राएल लोकहि एंकदिळ झाले; 
३९ जते” तेे- तीन : दिवस दाविदांबरोबर - : खातंपीत 
.राहिळे, : कोरण'- त्यांच्या . भाऊबंदांनीं त्यांच्यासाठी 
सगरे अेसामम्री. ”. तयार केली होती. . ४० - याखेरीज 
त्यांच्या. आसपास जे राहत हेते. म्हणले इस्सासखार; 
जबुळून व॑नफताली या प्रांतांपर्यंत जे : राहत होते 
त्यांनीं भाकरीचें पीठ, 'अंजिरांच्या ढेपा; खिसमिंसांचें 
घड, द्राक्षारस, तेल. आदिकरून भोजनवस्तु, माढचें,;- 
उंट, खेचरे, व बेल. आबेर लादून . आणिल्या; 
त्याप्रमाणेंच त्यांनीं बेल व शेरंडेमेंढरे. अपरिमित. आणिली, 
कारण. इद्वांएलांत उत्सव चालला' होता. ठ 
१ दाविदाने संहेखपति व॑रातपति यापकी 
द - प्रत्येक नायकाचा - सल्ला घेतला. २* दावीद 
इस्मएलाच्या ' सर्वे “मंडळीस. म्हणाला, नुम्हांसं 
ठीक वाटत असेल आणि. ऑप्ला देव. परमेश्वर यांची 
मर्जी तक्ती असेल तर इल्लाएलाच्या सर्व प्रदेशांत जे 
आपले बाकीचे भाऊबंद. आहेत त्यांस आणि नगरांत 
व॒ त्यांच्या आसपासच्या खेच्यापाब्यांत जे याजक व 
लेवी राहत आहेत त्यांस निरोप पाठवू. कीं त्यांनी 
आपल्याला येंऊन मिळावे, ३ आणि आपल्या देवाचा 
कोश आपणांकडे परत ' आणावा, कारण शोौलाच्या 
कारकीर्दीत आम्ही त्याकडे जाऊन प्रश्न करीत 
नव्हतो. ४ मंडळीच्या सवे लोकांस ही गोष्ट रुचली 
ब॒ ते म्हणाळे, आपण हें करूं. ५ तेव्हां देवाचा कोश 
किर्याथ-यारीम येथून आणावा म्हणून मिसरच्या 
श्लीहोर माल्यापासून हमाथ घाटापर्यंत सवे इस्लाएल 
दाविदारने एकदट केळे. ६ करूबारूढ अंसलेला परमेश्वर 
देवाच्या नामाचा कोश॒& आणावा म्हणून दावीद व 
सर्व इसाक यहूदांतळें बाला ऊर्फ कियाथ-यारीम येथें 
गेले. ७ त्यांनीं देवाचा कोदा, अबीनादाबाच्या धरांतून 
काहून एका नव्या गाडीवर ठेविला; उब्बा व अह्यो गाडी 
हाकीत होते. ८ दावीद वे सवे इस्राएल लोक देवा- 
. समोर जिवेंभावें गीत गात आणि वीणा, इारंगी, डफ, 


झांजा- व॑ करणे : वाजवीत असलशे:>/९)!से' :कीवोनारच्यॉ. 
खळ्यानजीक ' आले तेव्हां बैलांनी ठोकर खाल्ि म्हून 


 उद्बानें “कोश घरावयाठा आपला *नंह्यत पुढें : केला; 
_१०-तेव्हां उज्जावर परमेश्वराचा कोप्रा<्सडकळे; :जवार्नेः 


आपला. हात कोझास ;:लाकिठा . म्हणून ::- देवाने. त्यास 


: ताडण - केलें... व - तो. त्यन्नपुढे.,ातप्राथ.. झाला; 
११. परमेश्वराने उज्जाली*--बढाका द्रिल्य. म्हणून. दावीद 


फार खिन्न झाला, त्याने त्या ठिकाणाचे नांव - पेरेस-उव्बा. 
(उच्बा-हनन.): ठेविळें, तें “_आजवर ' चालत आहे. 
११२- त्या दिवशीं. दाविदास . देवाचा' धाक वाटून तो 
म्हणाला, : देवाचा कोळ. माझ्या . घरो कसा आणावा.-£ 
१३--दाकिदानें. तो . कोडं आपल्या.: येथें <दांवीदपुसी 

जा ::नाहीं; तर ओोनेद-अदोम - गित्ती:.. याच्या घरी 
एकीकडे. नेऊन - ठेविला. . १४ देंवाचा'- कोश ओबेदः 
अद्रोम:- याच्या घरीं. तीन -महिने राहिला; परसेश्वरानें 


:औओबेद-अदोमाचें .. घराणे व: त्याचें सर्वेस्य यांस 


बरकत दिली. ; 
:“ : 3 सखोरेचा राजा हीराम' याने. दाविदाकडे 
१ छे आसूद . पाठविळे; आणखी त्यानें गंघससूचे 
४£. लाकूड, गवंडी व सुतार दाविदासाठी मंदिर 
बघावयास . .पाठविळे. :२ परमेश्वराने. इख्वाएलावरील 
आपलें राज्य स्थिर केलें आणि आपल्या -इस्नाएली 
प्रजेश्रीत्य्थ ' आपल्या राज्याची उन्नति केली हें 
दाविदाच्या घ्यानांत आलें. 

३ दाविदानें यरकालेम येथें आणखी बायका केल्या 
त्या? आणखीं पुत्र ब कन्या झाल्या. ४ यरुदळेम येथें 
त्यास पुत्न झाले त्यांचीं नांवें हीं: इम्सुवा, झोबात्र 


नाथान, शलमोन, ५ इभार, अलीशवा,. एल्पलेट, 
६ नोगा, नेफेग, याफीय, ७ अलीक्यामा, नेल्यादा 
व अलीफलेट. ७ 


८ - दाविदाला अभिषेक करून इद्लाएलाचा राजा 
केलें आहे हें ऐकून सवे पलिष्टी . त्याच्या शोधास 
निघाले; हें ऐकून त्याजशी सामना करावयास 
दावीद निघाला, ९ पलिष्ट्यांनीं येऊन रेफाईेम खोऱ्या- 
दर घाला घोतला. १० दाविदानें देवास प्रश्न केला 


डॅड७ 


इतिहास 


अ० १४११०--१५४२९०. 


१1३: 1111१: 


माझ्या | सुर्य योएल व त्याचे भाऊबंद एकशे तीस;. ८ अठी- 
म्हटलें, | साफानाच्या वंशजांतला मुख्य. शमया ब त्याचे माऊंबंद 


शद 
पी क्ट "डन पि 


१६ दाविदानें 


(131३. शहत 
री) 
हीं वतचे ३) 

$£६12 


111ूव 


"५ टिपेच्या सुराने म्हणजे वरल्या सुराने. 


9 





क्षम्सीनादाब व त्यांचे भाऊबंद एकर्झे भारा 
दाविदार्ने सादोक, अन्याथार याजक, . ठरिएंल, 


वरकड 
४ 
छू 
र 
र्ट 
४ 


बोलावून आणून सांगितळें कीं १२ तुम्ही 






| 
1:20: र्ड 


ठु 
अ 
र 
ड़ 
डु 
डि 





बाल- | दोजशें; ९. हेलोनाच्या वंशजांतला मुल्य अठीएठ व 
४४८ 


संहार | त्याचें. भाऊबंद ऐशी; १०. उनियेखच्या वंशजांतला 


ण तात] 


४४६04४४ 
ह ७३४ ढे व; 


1 
र 


च; भटक र. 
डड 


गर्षोमाच्या बंद्यआांतला | 


डि 


वंशजांतला मुख्य असागा व | एल, उश्ची, अलीयाब, मासेया व. बनाया यांस. भलोमोथ 


कहाथी वंशांतठां उरीयेळ व त्याचे भाऊबंद । नेमिठें; २० आणि जखऱ्या, अजीएक, 


र की गह र र हं र्ड गु टू 


ट्र 
र 
पपी 
५ ४: 1111114 1. 


इद्लाएलांस गरवाळेमांत 
दाविदानें अहरोनाचे वंशज 


न. 
री 
डु 





या. रागावर सारंगी वाजवावयास नेमिले 





खख 


२१. आणि 


मत्तिभ्या, अलीफलेहू, मिकंनेया,' ओबेदे-जदोम, इयेल, 


च ओेजंज्या  योस शेमीनीथे 'सुरोवर वीणा वाजरवी- 
वयास नेमिळें. २२ 
गार्यकं “ होता; तो रागरागिणींची तालीम देत असे,. 
कारण त्या कामीं तो.-निपुण होता. २३ बरेख्या व 
शएल्काना हे कोशाचे द्वारपाळ होते. २४ शाबन्या. 
योझ्याफाट, नथानेल, अमासंय, जखऱ्या, बनाया व 
अल्यिजर हे. याजक . देवाच्या  कोशापुढें करणे 
चाजवीत; ओबेद-अदोम व यहीया हे कोशाचे द्वारपाळ 
होते. २५ दावीद, इत्वाएलाचे वडील जन त्र सह्वपति 
हे सवे एकत्र. होऊन परमेश्वराच्या कराराचा कोश 
ओबेद-अदोम याच्या. घरून मोठ्या उत्साहाने घेऊन 
येण्यासाठी तिकडे गेले. २६ देवाने परमेश्वराच्या 
करारांचा कोच्च वाहून न्यावयास लेव्यांस साहाय्य केलें 
सेव्हां त्यांनीं सात बैठ व सात ' मेंढे यांचा यह केला. 
२७ दावीद, कराराचा कोदां वाहणारे: सवे: छेवी, गायक 
च मुख्य गायक कनन्या या सर्वांनी तलम सणाचे झगे 
यरिधान केले होते: दाविदानें तागाचे एफोद घातलें 
होतें. २८ या प्रकारें सगळ्या. इस्राएळ लोकांनी परमे- 
श्वराच्या कराराचा कोश जयजयकार करीत, रणशिंग, 
करणा व झांजा. वाजवीत आणि सतार व वीणा यांचा 
नाद काढीत समारंभाने वर आणिला. २९ परमेश्वराच्या 
कराराचा कोश दावीदपुरांत येत असतां शौलाची 
कन्या मीखल हिने खिडकीतून डोकावून दावीद राजा 
नाचत व बागडत आहे हें पाहिलें, तेव्हां तिच्या 
मनाला त्याचा वीट आला. १ लोकांनीं देवाचा 
क द्‌ कोश॒ आणून त्यासाठीं दाविदानें तयार 
केलेल्या तंबूंत तो नेऊंन ठेविला, व त्यांनीं देवापुढे 
होमबलि व शांत्यपेणें आर्पिलीं. २ दाविदानें होमबलि 
व शांत्वपेणें यांची समाप्ति केल्यावर परमेश्वराच्या 
नामाने लोकांस आज्ञीवीद दिला. ३ त्याने इस्रा- 
एलाच्या प्रत्येक ख्रीपुरखास॑ एकएक भाकर, एक- 
१ आठव्या ( खर्ज ) नीचे सुरावर. २ अथवाः कोश 
ाहून नेण्याच्या कामावर होता; । 
२९ 


१-इंतिहास 


कनरन्या - लेव्यांचा सुख्य . 


अ० १५४२०-१६१६ 


एक मांसाचा तुकडा -व सिंसमिर्सांची :*एकंऐक ढेप: 
अशीं वांटून दिलीं. 

४ मग दाविदाने परमेश्वरा्या. कोशामुढें>सेवा- 
चाकरी करण्यास आणि इस्राएलाचा देव: € परमेश्वर 
याचा युणानुवाद व उपकोरस्मेरण॒ करण्यास कांहीं 
लेवी नेमिले: ५ प्रमुख आसाफ व: त्याचे, दुय्यम 
ज़खऱ्या, यहृएल,  शभिरामोथ, यंहिएल, मर्सिथ्या, 
अलीयाब, बनाया, . ओबेद-अदोम व इेयेल हे सतार 
व वीणा वाजवीत असत आणि आसाफ झांज 
वाजवीत असे; . ६ ::आणि बनाया वे याइजिएल हे 
याजक देवाछ्या कदाराच्या कोशापुढें नित्य. करणे 
वाजवीत असत. 

७ त्या दिवशीं प्रथम दाबिदानें परमेश्वराचे: स्तोत्र 
म्हणण्याचे काम आसाफ- व त्याचे बांधध यांस. सांगितलें 
ते स्तोत्र हे 
८. परमेश्वराचें उपकारस्मरण करा, त्याचें नाम घ्या; 

राष्ट्रंस त्याचीं कृत्यें जाहीर क्ररा. 
९ त्याला त्याचीं स्तोत्रे गा; 
त्याच्या संभ अद्धतछृत्यांचें वणेन करो: 
१९ त्याच्या पवित्र नामाचा. अभिमान बाळगा; 
: ज्यांना परमेश्वराचा धघ्यांस लागला आहे त्यांचें 
हृदय हर्षित होवो. 
११ परमेश्वर व त्याचें सामथ्ये यांवर भरंवसा ठेवा. 
त्याच्या दशोनाविषयीं सदा आतुर असा, 
१२ त्याने केलेली अद्भुतकृत्यें, त्याचे चमत्कार, 
व त्यानें उच्यारिळेळे निर्णय आठवा; 
१३ त्याचा सेवक इस्राएल याचे वंशजहो, 
त्यानें निवडलेल्या याकोबाच्या वंशजांनो, तुम्ही 
असें करा. 
१४ तो परमेश्वर आमचा देव आहे; 
त्याचीं न्यायकृत्यें सवे एथ्वीभर आहेत. 
१५ त्याच्या कराराचें निरंतर स्मरण करा, 
हजारों पिढ्यांसाठी त्याने आक्ञापिळेलें वचन 
आठवा; 





.१६ ह्य करार त्याने अत्राहामा्शी केला 


३४९ 


शअ० १६५१५९-ड३े . :. 
८. त्याविषयी इसह्दाकापार्शी शपथ वाहिली. 
१७ ती त्याने याकोबासाठी नियम, :- ..: 





तुझा. वतनभाग म्हणून तुला देडेन... . 
१९ त्या वेळो. तुमदी मोजके;” फार थोडे -होतां 
._ व त्या:देशांत तुम्ही उपस होतां. : ::: 
२० ते राष्ट्रांसाष्रांतून न्य पड रा 
एश्य राज्यांतून दुसर्‍या लोकांतः हिंडले 
२१ त्यानें कोणत्याहि मलुष्याला त्यांस उपद्र्ध करूं 
दिला नाहीं. 


त्यांजकरिता त्याने राजांचाहि निषेध कसून म्हटें की |. 
॥ २६ इस्माएलाचा देव परमेश्वर याचा ह. 
: अनादिकाळापासून अनंतकाळपर्यंत भन्यवाद . होबो. 


२१२ माझ्या 'अभिषिक्तांस. हात लावूं मका. 
-___ माझ्या संदेष्ट्यांस उपद्रव देऊं नका > 
* २३ हे;सर्व एध्वी, परमेश्वराची स्तृतित्तोतरें ग्रा; > 
त्याने. केलेल्या: तारणांत्री: घोषणा :प्रतिदिनीं करा. 
२४ राष्ट्रांमध्ये त्याचे गौरव. 

सवे .लोकॉसेध्ये तकाची अद्भृतकत्यें 'भाहीर' कत. 
२५ कारण पंरमेश्वर थोर व परमस्लुत्य आहे; 

सके वैषतांहून त्याचंच भगर धरणें योरबःआंहे-:: 
२६ कारण राष्ट्रांची सर्वे देवते निल्पयोगी .आद्देत;- 

परमेश्वर आकाशाचा निर्माणकर्ता आहे. 
२७ तेजू क भंताष ददी.त्याजपुढे आहेत. 

सामथ्ये व आनंद त्याच्या स्थानीं. आहेतः 

२८ अहो राष्ट्रकुलांनो; परमेश्वराचे गौरव करा. 

परमेश्वराचे गौरत्र करा व त्याचें सामर्थ्ये, वाखाणा.. 
२९ परमेश्वराच्या नामाची थोरवी गा. 

अर्पण घेऊन त्याच्यासमोर या 

पावित्र्याने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा. 
३० द्वे सवे पृथ्वी, त्याजपुढे कंपाग्रसान ह्ये 

जय स्थिर स्थापिळेळें आहे, तें डळमळत नाहीं 
३१ आकाश हर्षा, सभ्वी उल्लसो 

राष्ट्रांमधल्या लोकांस विदित करा. की. परमेश्वर 

राज्य करितो. : 





वि ३ 
संतत सेवा : करांवी- म्हणून: दाविदार्ने. क्षासाफ व त्याचे 





३२ सुद्र व त्यांतील सर्वे काढी. गर्जना. करोत; 
झेत व- त्यांतील. सवे कांडी उत्सवःकरोत 
३ ३-म्हणजे-वनांतील- झाडें परमेश्वरासनोर आनंदाच् 


कारण पृथ्वीचा न्याय करावयास तो आला आहे. 
. ३४. परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, कारण तो चांगला 


त्त्याची दया सनातन आहे. - 


.३५ असें म्हणा: हे आमच्या तारणाऱ्या देवा, आम्हांस तार; 


आम्हांस राष्ट्रांतून सोडवून घेऊन एकत्र कर, --« . 
म्हणजे आम्दी'-तुझ्या पवित्र नासाचे उपकारस्मरण 
क्रू 

आणि तुझ्या स्तवनांतच आम्हांस उद्लास वॉटेल. 


__ तेव्हां सचे “छोकांनीं आमेन 'म्हथून परमेश्वराचे 
कोापुढें. दररोज गरज. पडेल. त्याप्रमाणें 


भाऊबंद. यांस परमेश्वराच्या कराराच्या कोशासमोर राहा- 
३८. त्तसेंच ओनेद-अदोम व 
त्याचे अडसष्ट भाऊबंद आणि यंदूथूनाचा पुत्र ओबेद-अदोम 
व. होसा- यांस द्वारपाळ केलें; ३९ आणखी त्यार्ने सादोक 
'ग्राजकं व त्याचे याजक भाऊबंद- ग्रांची गिबोन. येथल्या 


-उश्च स्थानीं असलेल्या परमेश्वराच्या निवासमंडपासमोर 


योजना केली; ४०. त्यांनीं नित्य सकाळसंघ्याकाळ 
होमवेदीवर परमेश्वराप्रीत्व्थ होम अर्पावे. अर्थात्‌ 
परमेश्वराने इत्वाएलास विहित केलेल्या नियमंशाक्ांत 
जें लिहिलें आहे त्या सर्वांप्रमाणें त्यांनीं. करावें अक्षी 
व्यवस्था केली. ४१ परमेश्वराची दया सनातन आहे 
म्हणून . त्याचा धन्यवाद करावयासाठीं - त्यांजबरोबर 
हेसान, यदूथून व इतर नांवें. घेऊन निबडलेळे लोक 
होते; ४२ त्यांच्याबरोबर हेमान व यदृथून. करणे, 
झांजा. व. इतर वार्ये. वाजवून देवाप्रीत्य्थ गायनबादन 
करीत; यदूथूनाच्या पुत्रांस द्वारपाळ केलें. ४३२ मग सर्वे 


१ इतिहास 


अ० १९४४३१-१७२२ 





आशीवीद द्यावा म्हणून दावीद आपल्या घरीं गेला. 
 * _ १ दावीद आपल्या मंदिरांत राहू लागला 
५९७ तेव्हां त्यानें नाथान संदेष्यास म्हटलें, पाहा, 
* मी. गंधसरूच्या मंदिरांत राहंत आहें, पण 
यरमेश्वराच्या कराराचा कोद॒ कनाथीखालीं . आहे. 
२ नाथान दाविदास म्हणाला, तुझ्या मनांत जें कांहीं 
असेल तें कर, कारण देव तुझ्याबरोबर . आहे. 
३ त्याच रात्री देवाचें वचन नाथानाला प्राप्त झालें तें 
असें: ४ माझा सेवक दावीद यास सांग, परमेश्वर 
म्दणतो, माझ्या निवासासाठी तुला मंदिर बांधावयाचे 
नाहीं. ५ ज्या दिवशीं इस्राएल लोकांस मीं मिसर 
देशांतून बाहेर. काढिले तेव्हांपासून आज दिवसपर्यंत 
माझा निवास कधी मंदिरांत झाला नाहीं; डेऱ्यांतून व 
मंढपांतून मी भ्रमण करीत आहे. ६ जिकडेजिकडे 
मी इद्माएह लोकांसह श्रमण करीत आलों तिकडे- 
तिकंडे ज्या कोणा इस्राएल शास्त्यांना माझ्या लोकांचें 
पालन करण्याविषयी मी आश्ञा करीत असें त्यांस 
तुम्दी मजसाठीं गंथसरूंचें मंदिर कां बांधिलें नाहीं 
असा एक शब्द तरी कधी मी बोललो आहे काय? 
७ तर आतां माझा सेवक दावीद यास सांग, सेनाधीश 
परमेश्वर म्हणतो, तू माझ्या प्रजेचा, इस्ाएलाचा 
अधिपति व्हावें म्हणून मीं तुला मेंढवाल्यांतून, मेंढरांच्या 
मागचा आणिलें. ८ जिकडे तूं गेलास तिकडे मी तुझ्या- 
बरोबर राहिलों, आणि तुझ्या सवे झात्रूंचा तुजपुढून 
उच्छेद केला; ए्थ्वीवर जे थोर पुरुष आजपर्यंत 
झाले आहेत त्यांच्या नांवाप्रमाणें मी तुझें नांव करीन. 
९ मी आपल्या इस्गाएलासाठीं एक स्थान नेमून देईन. 
मी तेथें त्यांस रोवीन; म्हणजे ते आपल्या. स्थानीं 
बस्ती करून राहतील व तेथून पुढें कधीं ढळणार 
नाहींत; १० इस्राएहछ लोकांवर मीं शास्ते नेमिले 
होते त्यांच्या काळापासून दुर्जन जसे त्यांस त्रस्त करीत 


आपआपल्या घरी गेले; आणि आपल्या धराष्यांस | दिवस पुरे झाले 


व तू. जाऊन आपल्या 'पितरांजवळ 
निजलास म्हणजे तुझ्या पुत्रांपासून निमीण . होथाऱ्या 
संततीस तुझ्यामागून स्थापून त्याचें राज्य स्थिर 
करीन. १२ तो मजप्रीत्यर्थ मंदिर बांधील व मी त्याचें 


राजासन निरंतरचें स्थांपीन. १३ मी त्याचा पिता 


माझा पुत्र होईल; तुझ्यापूर्वीच्या राजा- 

अशी मीं दूर केली तशी त्याजव्रची 
कृपादृष्टि मी दूर करणार नाहीं; १४ माझ्या 
मंदिरांत व माझ्या राज्यांत मी त्यांची निरंतरची 
. स्थापना करीन; त्याची गादी निरंतरची स्थापीत द्ोईल. 
१५ हीं सवे वचनें व दर्शनें जशाची तशीं नाथानानें 
दाबिदास कळविली. 

१६ मग दावीद राजा आंत जाऊन परमेश्वरा- 
समोर बसून म्हणाला, हे परमेश्वरा देवा, मी कोण व 
माझें घराणें. ते काय कीं तूं मला येथवर आणिलें. 
आहे? १७ हे देवा, तुझ्या दृष्टीनें ही केवळ लहान 
गोष्ट आहे; तू आपल्या सेवकाच्या धराण्यासंबंधानें 
पुढील बर्‍याच काळाचें सांगून ठेविलें आहे; हे परमे- 
श्वरा देवा, उ पदावरल्या मनुष्याप्रमाणें तू मला 
लेखीत आहेस. १८ तूं. आपल्या सेवकाचा जो भान 
केला आहें त्याबद्दह दावीद आणखी. काय बोलणार १ 
कारण तूं आपल्या सेवकास ओळखितोस. १९ हे परमे- 
श्वरा, तुझ्या सेवकाप्रीत्य्थ व॒ तुझ्या भनोदयाप्रमाणें 
हॅ महतार्य तूं केळे आहे; ह्या सगळ्या थोर गोष्टी 
मला कळाव्या म्हणून हें त. केळे. २० हे. परमेश्वरा, जें 
कांहीं आम्ही. आमच्या कानांनी आजवर ऐकलें आहे त्या 
सर्वावरून पाहतां तुझ्यासमान कोणी नाहीं; तुश्याविवाय 
अन्य देव नाहीं. २१ तुझ्या इल्लाएल प्रजेसमान भूतलावर 

। दुसरें कोणतें तरी राष्ट आहे काय £ आपली प्रजा 
करून घेण्यासाठीं त्यांचा उद्धार करावयास देव स्वतः 
गेला, यासाठीं कीं जी तुझी प्रजा तूं मिसर देशांतून 
सोडविली तिच्या देखत मोठीं व भयानक कृत्यें 


होते तसे ते यापुढें करणार नाहींत; मी तुझ्या सर्व । करून व इतर राष्ट्रास घालवून देऊन तं. आपे नांव 

झत्रूंचा मोड केला आहे. मी तुला म्हणत आहें कीं | करावें. २२ तूं आपळे लोक इल्लाएह यांस तुझी 

परमेश्वर तुझें घराणें कायमचें स्थापील. ११ तुझे | निरंतरची प्रजा केळे आहे; हे परमेश्वरा, तूं त्यांचा 
ड५१ | 


अ० १७२२-१९:२ 


१ इतिहास 





देव झालास.. २३ तर आतां हे परमेश्वरा, आपला 
सेवक व त्याचे घराणें यांविषयी जें वचन तूं दिलें तें 


कायमचे : सिद्धीस ने व. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे ..कर्‌ 
२४ सेनाधीश . परमेश्वर इत्माएलाचा. देव आहे,.. तो . 
इल्ाएलाप्रीत्य्थ देव आहे, आणि - तुझा. सेवक दावीद 
याचें. घराणे : तुज़समोर. स्थापीत आहे, असें. म्हणून 
होकांनीं:. तुझ्या: *नामाची स्थापना कहून त्याचा निरंतर : 


महिमा वाढवावा... २५ कारण, हे .माझ्या देवा, तू. 


आपल्या सेवकास: कळविटें. आहे कीं मी तुझें. वराणे 


ह्थापीन, म्हणून तुला विनंति. .करावंग्राची 'हिम्मत- तुझ्या 
सेवकास आली. २६ आतां. हे. परमेश्वरा, .,तूंच देव 


आहेस आणि ते. आपल्या सेवकाचे अशा प्रकारें. बरें. 


करण्याविषयी वंचन दिलं आहे; २७. तर आतां प्रसन्न 
होऊन आपल्या. सेवकाच्या घराण्यास,..तूं. अक्की बरकत 
दिली आहे.-कीं तें तुझ्या दृष्टीसमोर निरंतर.. कायम 


राहावे, कारण हे परमेश्वरा,. तूंच त्याचें अभीष्ट केलें . 
| होवी.. १२ .सरूवेचा पुत्न अबीशय यानें क्षार खोऱ्यांत 


आहे व तें निरंतर धन्य झालें आहे... . : 
१.यानंतर दाविदाने पलिष्टयांस,-मार देऊन 
५८८ अंकित केळे आणि:गथ व त्याच्या आसपासचे 


गांब .पलिष्ट्यांच्या हातून काहून घेतले. २ मग , 
स्यानें मवीद्र्ठ मार दिठा आणि.मवाबी दाविदाचे अंकित . 
होऊन त्यास करभार देऊं लागले. ३ सोबाचा. राजा हृद- । 
रेजर महानद फरॉश याजवळील आपली सत्ता स्थापीत 


करावयास जात असतां दाविदानें. त्याचा मोड, केला. 
४ दाविदानें त्याजपासून एक. हजार रथ, सात. हजार 
स्वार व वीस. हजार पायदळ हस्तगत केलें; स्थांच्या सवे 
घोड्यांच्या. शिरा. दाविदाने . तोडिल्या, मात्र त्यांतून शंभर 


रथांचे धोडे राखून ठेविले. ५ दिमिष्क येथील अरामी ठोक : 


सोबाचा राजा हंद्रेजर याला कुमक करावयास आले 

तेव्हां दाबिदानें त्यांतल्या बावीस हजार लोकांचा संहार 

केला. ६ मग दाविदाने दिमिष्काच्या आसमंतांतील 

अराम प्रांतांत ठाणीं बसविलीं; अरामी दाविदाचे अंकित 

होऊन त्यास करभार देऊं लागले. जिकडेजिकडे दावीद 

जाडे तिकडेतिकडे परमेश्वर त्यास यश देई. ७ दद्रे- 
१ अथवा: घर बांधीन 








जर राजाच्या सेचकांजवळ सोन्याच्या ढाली होत्या त्या 
दाविदार्ने घेऊन यस्दालेमास . आणिल्या, : ८ हदरेजर 
याचीं टिभथ .व कून हीं नगरे होतीं. तेथून दाविदानें 
पुष्कळ पितळ आणिलें; त्यापासूनच पुढें डालमोनानें 
ग्ंगाळसागर, खांब व पितळीं पात्रें. केलीं. ९ दाविदानें 
हद्रेजराची . सारी- सेना मारिली. हें हमाथाचा राजा 
तोवू योच्या. कानावर. गेळें;.. १७ दाविदाने हद्रेजराशीं 
युद्ध करून त्याचा मोड केला :होता; म्हणून तोवू राजानें 
दावीद राजाचें क्षेमकुशल किचारष्यास- व त्याचें अमि- 
नंदन . करण्यास आपला. पुत्र हदोरांम. याला त्याजकडे 
साठविले; कास्ण हद्रेजर व तोवू यांच्या लढाया होत 
असत; :हदोराभाने. बरोबर. हरतऱ्हेचीं सोन्यारप्याचीं व 
पितळेचीं पात्रे. आणिलीं. ११ सर्व जिंकिलेल्या राष्ट्रांतून 
आणिलेल्या सोन्याचांदीवरोबर. , हींहि पात्रें दावीद राजानें 
पंरमेश्वराला.. समॅर्पिलीं; अदोमी, मचाबी, अम्मोनी, 
पठिष्टी व. अमालेकी. या सर्वापासून ही हूट आणिली 


अठरा हजार अदोम्यांस मार दिला. १३ त्यानें 
अदोमांत . क्षिपायांची ठाणीं बसविली आणि सर्व 
अदोमी ढोक दाविदांचे अंकित झाले. दावीद जेथें गेला 
तेथें परमेश्वराने त्यास यश दिलें. 

१४. दाविदानें सवे इस्लाएलावर राज्य केलें; तो 
आपल्या सर्वे प्रजेशीं. न्यायाने व झमोनें वर्ते. 
१५ त्याचा मुख्य सेनापति सरूवेचा पुत्र यवाब हा 
होता व त्याचा अखबारनवीस अहीलुदाचा पुत्न यहो- 
झाफाट ह्य होता; १६ अहीढुबाचा पुत्र सादोक आणि 
अब्याथाराचा पुत्र अबीमठेख हे याजक होते; शवूशा 
हा न्विटणवीस होता; १७ करेथी व पलेथी यांच्यावर 
यहोयादाचा पुत्र बनाया हा होता; दाविदाचे पुत्रहि 
राजाचे मंत्री होते. 

१ पुढें अम्मोनी लोकांचा राजा नाहोश मृत्यु 

पावला व त्याच्या गादीवर त्य़ाचा पुत्न बसला. 

२ तेव्हां दाविदानें मनांत आणिलें कीं हानुनाचा 

बाप नाहादा यार्ने आपल्यावर दया केली तक्ञीच आपण 
त्याच्या पुत्रावर करावी, म्हणून दाविदाने त्याच्या बापाच्या 


४५२ 


* १..इतिहास 


-क०.: १९४ ३-२१०४२ 





मृत्यूबद्दल : त्याचें समाधान करावयास जासूद .मनिले. 
हांनुनाचें समाधान करण्यास दाविदाचे सेवक अम्सोनी 
"लोकांच्या देशीं आले, ३ त्या वेळीं अम्मोनी लोकांचे 
सरदार. हानुनास म्हणाले कीं दाविदानें तुझें- समाधान 

करण्यास. लोक पाठविले आहेत .त्ते. तुझ्य़ा बापाविषयींची 
:आदरखबुद्धि दशेविण्याकरितां पाठविले. आहेत असें.:तुला 
वाटतें क्राय ६ या देशाची पाहणीटेहळणी करून त्यात्वा 
विध्वंस करावा म्हणून त्याचे चाकर तुजकडे आले 
आहेत, नाहीं काय-:£ ४ तेव्हां हानुनानें दाविदाच्या 
चाकरांस पकडून त्यांचें सुंडन केलें व त्यांचीं वत्ले-मधो- 
मध कुल्याप्रेत. कापून :टाकून त्यांस. घालवून दिलें. 
५ त्या लोकांची कशी काय संभावना झाली. हें कोणीं 
जाऊन दाबिदास सांगितलें. हें वतेमान ऐकून दाबिदाने 
त्यांची. वाटेत गांठ घेण्यास मलुष्य पाठविला; ..कारण' 


त्यांस मोठी लाज वाटत होती. राजानें त्यांस सांगून 


पाठविळें कीं तही दाढी वाढेपर्यंत तुम्ही यरीहो येथें 
राहा, मग इकडे या. ६ दाविदाला. आपली किळस 
आली आहे असें अम्मोनी लोकांनीं पाहिलें तेव्हां 
हानून व अम्मोनी लोक यांनीं एक हजार किक्कोर रुपें 
'पाठबून मेसोपटेम्या, अराम-माका ब॒सोबा येथून रथ 
व॒॑घोडेस्वार आणविले. ७ त्यांनीं बत्तीस.. हजार रश. 
माकाचा राजा व त्याचे लोक यांस मोळ देऊन बोलाविटें. 
त्यांनी येऊन मेदबासमोर छावणी दिली. अम्मोनी 
लोक आपआपल्या नगरांतून एकवट होऊन युद्धास 
आले. ८ हें ऐकून दाविदानें. यवाबास योद्ध॒यांच्या सवे 
सैन्यासह पाठविळें. ९ तेव्हां अम्मोनी लोकांनीं बाहेर 
पडून वेश्लीनजीक व्यूह रचिला; जे राजे आले होते ते 
मैदानांत निराळे उभे होते. १० आपल्या मागें व पुढें 
व्यूहू रचिला आहे हें यवाबाने पाहून इस्राएल लढवय्यां- 
तील निवडक शिपाई घेऊन त्यांस अराम्यांसमोर उभें 


केलें; ११ आणि वरकड लोक त्याने आपला भाऊ अबी-. 


शय याच्या हातीं दिले, व त्यांनीं अम्मोन्यांसमोर आपली 
व्यूहरचना केली. १२ तो म्हणाला, अरामी मजदून 
प्रबळ होऊं लागले तर तूं. मला साहाय्य कर आणि 


'शोफख याच्या नायकत्वाखालीं ते आले. 


अम्मोनी लोक तुजहून -प्रबल झाळे तर मी तुलाः-साहाय्य 

, १३ हिंमत धर, आपण आपल्या. कोकांस्ठी 
झणि आपल्या देवाच्या नगरांसाठी लढाईची.- शिकस्त 
करूं, मग परमेश्वर: आपल्या: मर्जास येईल - तसें. कसे. 
१४ पुढें यवाब .व॑. त्याच्याबरोबरचे. लोक. अराम्यांशीं 
युद्ध करावयास चाळून गेले तेव्हां ते त्याच्यापुढून पळून 
गेछे. १५. अरामी लोक पळून गेले. हें पाहून अम्मोनी 
लोकहि अबीशयाच्या . पुढून पळून जाऊन नगरांत दिरले. 
मग यवाब यसरदालेमास परत आला. १६ झरामी 


-लोक्रांनी. इस्राएलापुरढे, आपण . पराजित . झालों . असें 


पाहिलें. तेव्हां त्यांनीं जासूद पाठवून महानदापळीकडील 
अराम्यांस आणबिळें; हदरेजराच्या सैन्याचा , सेनापति 
१७ .हेँ 
कोणी- दाविदास सांगितलें तेव्हां त्यानें अवघा इल्लाएल 
एकन्न जुळवून व यादेनेपलीकडे जाऊन त्यांजवर चढाई 
केली आणि सेन्यव्यूह रविला; दाविदानें .अराम्यांविरूद्ध 
व्यूह रचिल्यावर ते त्यांजशी लहू लागे. १८ तेव्हां 
अरामी इस्राएलापुढहून पळून गेले; त्या वेळीं. दाविदार्न 
त्यांच्या सात हजार रथांवरील माणसें व चाळीस हजार 
पायदळ यांचा संद्वार क्रेला. ,.आणि त्यांचा सेनापति 


'ओोफख यास ठार केलें. १९ इस्राएलापुढें आपण 


पराजित झालो हे पाहून हदरेजराचे जे अंकित होते से 
दाविदाशी सल्ला करून त्याचे अंकित झाले; आ्रानंतर 
अराम्यांनी .भ्रम्मोनी लोकांस साहाय्य केलें नाहीं. 
- १ राजे लोक युद्धाच्या मोहिमेस जातात त्या 
|. ७ समयीं म्हणजे वषोरंभीं यवाबाने आपलें सेन्यबळ 
घेऊन जाऊन अम्मोनी लोकांचा मुलूख उध्वस्त 
केला. आणि मग येऊन राब्या नगरास वेढा घातला; 
पण. दावीद यरुशलेमांतच राहिला. यवाबानें राब्बा 
बगरावर मारा करून तें उध्वस्त केलें. २ दाविदानें 
त्या. लोकांच्या रांजाच्या मत्तकावरून मुकुट काढिला; 
त्याचें वजन एक सोन्याचा किकार आहे असें त्यास कळून 
आलें; तो रत्नजडित होता; तो दाविदाच्या मस्तकावर ठेव- 
प्यांत आला. त्यानें त्या नगरांतून पुष्कळ ळूट आणिली. 





१ निगम २५:३९ वरील टीप पाहा. 


१-२ शमुवेल १२: ३०-३१ वरील सगळ्या टिपा पाहा 


४५३ 


अ० २०४३१-२१११9७ | 


१: इतिहास 





३ त्यानें त्या नगराच्या रहिवाऱ्यांस बाहेर काहून यवाबास वीट आला होता. ७ या गोष्टीवरून इेवाची 


करवतींनीं, लोखंडी दांताळ्यांनीं व कुऱ्हाडींनीं कापिळें. 


अम्मोन्यांच्या सवे नगरांचेंहि त्यानें तसेंच केलें. मग | 


दावीद सवे लोकांसह यरुदाळेमास परत आला. 

४ यानंतर पलिष्टयांशीं गेजेर येथे पुन: युद्ध झालें; 
त्या प्रसंगी हूशाथी सिब्बखय यानें रेफाईे वंशांतरत्र 
सिप्पय यास जिवें मारिले तेव्हां ते लोक शरण आले. 
५ पलिष्टयांशीं पुनः युद्ध झालें तेव्हां याईेराचा पुत्र 
एल्हानान याने. गथकर गल्याथ याचा भाऊ ल्हमी 
याचा वध केला; गल्याथाच्या भावाची काठी साळ्याच्या 
तुरीएवडी होती. ६ गथ येथें पुनः युद्ध झालें तेव्हां 
तेथें रेफाई वंद्यांतला एक मोठा. धिप्पाड पुरुष होता, 
त्याच्या प्रत्येक हातास व पायास सहा सहा अशीं 
एकंदर चोवीस बोटें होतीं. ७ त्यानें इखाएंलाची 
अवहेलना केल्यावरून दाविदाचा भाऊ किमी याचा 
पुत्र योनाथान यार्ने त्याचा वध केला. ८ हे पुरुष 
गथ गांवीं रेफाडेला झाले होते; ते दाविदाच्या व त्याच्या 
सेवकांच्या हातार्ने पडले. 

१ मेतर सैतानाने इल्लाएलाविरुद्ध उठून 
२२१ इस्लाएठाची गणती करावयास दाविदाला प्रकरत्त 
केलें. २ दाविदाने यवाबास व लोकांच्या 


सरदारांस सांगितलें, जा, वैर-क्षेबापासून दानापर्यंत 


इस्राएलांची मोजदाद करूनं मला कळवा म्हणजे त्यांची 
संख्या किती आहे. हें मला समजेल. ३ यवाब म्हणाला, 
रोक कितीहि असोत, परमेश्वर त्यांस शतगुणित करो; 
पण माझे त्वामीराज, हे सवे स्वामींचे दासं 
आहेत ना १ माझे स्वाती असें करावयास काँ सांगतात £ 
इस्याएलावर दोष आणण्यास त्यांनीं कारण कां व्हावें ? 
४ तथापि रांजाक्षपुढें यवाबाचें कांहीं चाललें नाही, 
म्हणून यवाब निघून सव इद्लाएठ देशभर फिरून 
यरुशळेमास आला. ५ तेव्हां यवाबारने प्रजेच्या मोज- 
दादीची यादी दाविदास दिली. सवे धारकरी पुरुष 
इस्लाएलांत अकरा लक्ष आणि यहूदांत चार लक्ष सत्तर 
६ त्यांच्यांत लेवी व बन्यामिनी 


इतराजी होऊन त्याने इत्चाएलावर मारा केला. ८ दावीद 
देवास म्हणाला, हॅ मीं केलें त्यांत मीं मोठें पाप केळे 
आहे, तर आतां आपल्या सेवकास दोषमुक्त कर; 


कारण मीं मोठा मूर्खपणा केला आहे. ९ परमेश्वराने 


दाविदाचा द्रंशा गाद यास म्हटठें, १० जा, दाविदास 
सांग, परमेश्वर म्हणतो, मी तुझ्यापुढे तीन गोष्टी 
ठेवितो, त्यांपैकी कोणती करावी ती निवड. 
११ तेव्हां मादानें दाविदाकडे जाऊन त्यास सांगितर्ले, 
परमेश्वर म्हणतो, पुढील गोष्टींपैकी तुला वाटेल ती 
एक निवड; १२ तीन वर्षे दुष्काळ पडावा, अथवा 
तीन महिने तुझ्या शक्रूंची तरवार तुजवर चाळून तुझा 
नाश व्हावा, किंवा तीन दिवस परमेश्वराची तरवार 
म्हणजे मरी देशांत पसरून परमेश्वराच्या दूतारने सवे इद्ला- 
एली मुल्खाचा नाश करावा. ज्यानें मला पाठविलें आहे 
त्याला. मीं काय उत्तरं द्यावें तें चांगला विचार करून 
सांग. १३: दावीद गादास म्हणाला, मी मोठ्या पेचांत 
पडलो आहे; आतां परमेश्वराच्या हाती मला पहूं 
द्या, कारण त्याचें वात्सल्य मोठें आहे; मनुष्याच्या 
हाती मीं पह नये. १४ मग परमेश्वराने इस्राएलांत 
मरी पाठविली आणि त्यांच्यांतले सत्तर हजार लोक 
पडले. १५ देवाने यरालेमाचा नाश करण्यास एक 
देवदूत पाठंचिला; तो त्याचा नाश करणार हें परमे- 
श्वरानें पाहिलें तेव्हां या आरिष्टाविषयीं परमेश्वराला 
वाईट वाटलें व त्या नाश॒ करणाऱ्या देवदूतास तो 
म्हणाला, आतां पुरे कर, आपला हात आटोप. त्या 
समयीं परमेश्वराचा दूत अणोन यबुसी याच्या खळ्यो- 
नजीक होता. १६ दाविदार्ने वर दृष्टि केली तों 
परमेश्वराचा दूत आपल्या हातीं उपसठेली तरवार घेऊन 
यरुठलेमावर उगारून आक्राश व पृथ्वी यांच्यामध्यें 
उभा आहे असें त्याला दिसले, तेव्हां दावीद व वडील 
जन यांनीं दंडवत घातलें; त्या वेळीं त्यांनीं गोणताट 
धारण केलें होतें. १७ दावीद देवास म्हणाला, लोकांची 


मोजदाद करावयाची आज्ञा करणारा मीच ना ६ 


१ २ शमुवेल २४:१६ इत्यादि स्थळीं अरवना. 


१७ इतिहास अ०.२१६१७-२२६१० 
वि आ हड अ खडू याया जुज॒जकश्बआगााबा॒॒ब॒शाािवियविथायथवय य्य यस्य 

एभ्ीची हेंत्याप केळें आहे, मींच हें. वुराचरण . केलें आहे; | यज्ञ केला. २९. स्ेशानें : राचांत:-केळेला परमेश्वराचा 
ह्या: मेंढरांनीं काय केलें आहे १ हे. परमेश्वरा, माझ्या. | निभासमंडप..ल्षाणि होमापणाची,. वेदी. ही: दोळी त्या 
द्वेवा, तुझा . :हात माझ्यावर: व. माझ्या फित्रकळांबर | काळीं निबोन येथल्या :उच. स्थानीं. होती; ३०. पण-दाषीद 
पहाया, तुझ्या लोकांवर तो पडून .:त्यांचा नाश होळ . | देवास. प्रश्न विचारावयास. त्याच्यापुढे: जाण्यास -घरजेना 
:नये. .१८ तेव्हां परमेश्वराच्या. दृतानेः.-गादास आहा. | परमेश्वराच्या दूताच्या :तस्वादीचा :त्यालाः धाक. पडला 


' केली, तू दाविदास सांग कीं. तूं वरती जाऊन अर्णांन 


यबूसी याच्या खळ्यांत . परमेश्वराप्रीत्यथ एक वेदी २२ 


बांध. १९ गादानें - परमेश्वराच्या :नामाने. सांगितलें 


त्याप्रमाणें दावीद वरंतीं गेलो. २० अणोन.मार्गेबळून | : 


होता-:-१-स्था :सभर्यी-दाषीद म्हणाला, परमेश्वर 
देवाचें मंदिरं: हेंत्र -भाणि. इसत्राएलाचे होमबलि 
अपिष्याची: चेदी . हीच. 

२: इत्वाएलं: देद्यांत. जे परदेशीय: राइत होते. त्यांस 


याहतो तों . देवदूत त्याच्या दृष्टीस : पडलो, तेव्हां ।एक्रत्र करण्याची दाबिदाने. आज्ञा. केली आणि देवाचें 
त्याच्याबरोबर असलेले त्याचे चार... पुत्र. लपून, | मद्र बांधण्यासाठी. विरे घडून तयार., करण्यास: पाथर- 
राहिळे. या : वेळीं अर्णीन. गहू. मळीत होता, | बट: लाविले; २. आणि दाविदानें दाराच्या कवाडांसाठी 
२१ दावीद आपल्याकडे येत. आहे. हे पाहून अणोन । खिळे. आणि सांघ्यांसाठीं पुष्कळ लोखंड, अपरिमित 
खळ्याबाहेर गेला व त्याने. भूमीपर्यंत लवून :दाषिदास | पितळ, ४: व असंख्य. गंधसरू हीं जमा. केलीं. सीदोन 
प्रणाम : केला. . २२ ' दावीद अर्णांनास म्हणाली; र्‍या ! व. जोर *एथल्या लोकांनीं गंधसरूचीं पुष्कळ लाकडे 
खळ्याची जांगा मला. 'दे;. लोकांवरली ही- मरी दुर | दाविदास झ्षाणून दिलीं: ५ दावीद म्हभाला, भाझा. पुत्र 
न्हावी. म्हणून येथ. परमेश्वरांत्रीत्य्थ -मंछा एक वेदी: शलमोन तशण व सुकुमार आहे, आणि जें मंदिर पस्मे 
बांधावयाची आहे; पुरें: मोल. घेऊत ही. मता.-दे. | श्वरामीत्यध्च॑ बांधावयाक्े.. आहे तें अत्यंत- भव्य, :.सर्वे . 
२३ अणौन दाविदास म्हणॉळा, ही जमीन झआापणाळा ध्या, .! देशांत विख्यात . व..शोभिवंत झालें पाहिजे म्हणून -सला 
माझ्या स्वामीराजांनीं. जें कांहीं ठीक  दिसेळ-शें करावें. .! त्यासाठीं तयारी. क्रेली : पाहिजे. या. प्रकारें.. द्वविदानें 
पाहा, होमबलीसाठीं . बेळ; इंधनासाठी . :मळंणीचीं | आपल्या मरणापूर्वी पुष्कळ तयारी केली. . .:: :: 
आऊतें व अन्नार्पणासाठीं गहूं: हॉ. सर्व मी आपणाला देतों. ३. सय त्यानें आपला. पुत्र शलमोन यास. बोलावून 
२४ दावीद राजा.अर्णानास' म्हणाला, नाहीं, नाहीं; मी । इद्लमाएलाचा.- देव परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ मंदिर बांधण्याची 
पुरें मोळ देऊन या - वस्तु .घेईन; कारण जें :तुझ्या | आद्या केली, .७ दावीद... आपला पुत्र शल्सोन यास 
मालकीचे आहे. ते मी परमेश्वराकरितां घेणार नाहीं, | म्हणाला, . माझा देव. परमेश्वर याच्या. नासाप्रीत्यर्थ मंदिर 
फुकट मिळालेला होमबलि मी अर्पिणार नाहीं. २५. तेव्हां | बांधावे असा “माझा मानस होता खरा, ८. पण परमे- 
दाबिदानें त्या. जागेबद्दल . सहा शेकेळ. सोनें तोलून | श्वराचा आदेश मला प्राप्त झाला कीं तूं बहुत. रक्तपात 
दिलें. . २६ दाबिदानें तेथें “परमेश्वरापीत्यर्थ वेदी बांधून | केला आहे. आणि पुष्कळ युद्धे केलीं आहेत; तुला. माझ्या 
होमबल्ति व झांत्यपणें अर्पिलीं:-आणि परमेश्वराचा धावा | नामाने मंदिर. बांधावयाचे नाहीं, कारण. तूं. माझ्यादेखत 
केला; परमेश्वराने त्या होमबलीच्या वेदीवर दिव्याभ्नि | एथ्वीवर पुष्कळ रक्तपात केला. आहे. ९ पाहा, तुला 
फाडून त्यास उत्तर दिलें. २७ परमेश्वराने. देवदूतास । एक पुत्र होडेल तो शांतताप्रिय मनुष्य असेल. मी त्यास 
आज्ञा केली, आणि त्यानें आपकी तरक्र.. स्यानांत । त्याच्या, चोहोंकडल्या शत्रुंपासून विसांवा देईन; त्याचें नांद 
पस्त घातली. र » . _ _ | :झल्मोन ( द्यांतताप्रिय ) असें होईल; त्याच्या कारकीर्दीत 
२८ त्या प्रसंगी परमेश्वराने अणीन यवूसी : याच्या. !:मी . इत्माएलास. शांति ब स्वस्थता देईन. १०. तो माझ्या 
'स्बळ्यांत “आपली. 'विनंति- ऐकली . हे. पाहून दाविदानें:  नासाप्रीत्मथे मंदिर बांधील; तो माझा पुत्र व मी त्याचा 
४५५ 


अ« २२४१०--२३:२२ 





2. ११ तर आंतां माझ्या पुत्रा; परमेश्वर तुझ्या 


बरोबर असो; तू. कृतार्थ हो, आणि परमेश्वर तुझा देव. 
-तुझ्यासंबंधाने म्हणाला आहे. त्याप्रमाणें त्याचें मंदिर. बांध.. 
१२ तुझा देव 'परमेश्वर यांचें निंयमशात्र तूं पावे. 


म्हणून परमेश्वर तुरा 'चांदुर्व च. बिवेकबुद्धिःहीं देवो व 
इस्गाएलावर . तुझा :अधिकार:स्त्रापीतं करो:,. १३ परमे: 
श्वरानें मोशाला इस्राएलासर्वधाने सांगितलेळे- नियम व 
निर्णय -जर सूं पाळिफीर्ळःतर तूं कृतार्थ होशील; दढ हो, 
हिमत धर, मिऊंःनको, कचरू नको. १४ मी. संकरांत 
असतांहि ' परमेश्वराच्या मंदिराप्रीत्यर्थ एक “रुक्ष किकार 


सोनें व दहा लक्ष किक्कार चांदी सिद्ध केली. आहे; 


पितळ व लोखंड हीं तर अतिशवित आहेत, तीं अपरिमित 
ठुढांहि त्यांत भरं घालित्तां येहेले. १५ विवाय तुंजंजवळ 


कामगार हुतं आहेत; पाथरवट क॑ “इमारती 
लाकडाचे काम करणारे आणि इतर संव प्रकारच्या 
'कामांत निपुण असे लोक ” आहेत; १६ सोने, 'स्पे, : 


पितळ व॑ लॉलड' ही अपरिमित आहेत; तर आंतां. उठून 


कामाला लाग, परमेश्वर तुझ्याबरोबर असो. १७ दाविदानें. 


इस्मएलाच्या सव" सरदारांस आज्ञा केली कीं. माझा 
पुत्र 'शल्मोन याला साहाय्र्य करा. १८ तो. म्हणाला, 
'तुमचा. देव परमेश्वर तुमच्याबरोबर आहे, नाहीं काव £ 
त्यानें तुम्हांस चोहोकडे झांतता दिली आहे ना १ त्याने 
देशदेशचे लोक माझ्या हाती दिले. आहेत. आणि देश 
परमेश्वराच्या व त्याच्या लोकांच्या ताब्यांत आला आहे. 
१९ तर आंतां तुम्ही आपला देव परमेश्वर यास जिवें- 
भावें. शरण जा. उठा, परमेश्वर देवाचें पवित्रस्थान 
बांधावयास ठौगा; परमेश्वराच्या नामाप्रीत्यर्थ जें मंदिर 
बांधावयाचे आहे. त्यांत -परमेश्वराच्या कराराचा कोश 
व देवाची पवित्र पात्रें ठेवावयाची आहेत 
१. दावीद आतां क्ृद्ध व वयातीत झाला 
- होता, ' म्हणून त्यानें आपला पुत्र शलमोन 
यांस इद्लाएलावर राजा नेमिले. २ त्यानें 
इस्राएलाचे सवे सरदार, याजक व लेवी यांस एकंवट 








१ इतिहास 
डड ताड आमाला हवाट अणाकग यय... 


पिता होईन; इंलाएलावरील त्याची गांदी मी. निरंतरंची 





"केलें. ३. तीसः वर्षांचे व त्याहून अधिक वयाचे जितके 
लेवी होते" त्यांची: गणती केली; त्यांची दिरिंगणती 


केली ती. अडतीस. हजार'. भरली. ४ त्यांतले चोवीस 


हजार: -परमेश्वराच्या  मेदिराच्या कामाची देखरेख 


करण्यास नेमिले; सहा हजार अमंलदार व न्यायाधीश 
होते; ५ चार हजार: द्वारपाळ होते; आणि परमेश्वराची 


:त्लोत्रें. म्हणणाऱ्यांसाठीं दाविदानें जीं वादे केली . होतीं 
त्यांवर परमेश्वराचे. स्तवन . करण्यासाठीं - चार हजार 


मनुष्ये ..नेमिंलीं: ६. लेवीचे पुत्र गेषोंन कहाथ व 


मरांरी यांच्या कुळांप्रमाणें दाविदाने त्यांचे वर्ग केले- होते- 


७. गेषोनांतला लादान व शिमी; ८ लादानाचे पुत्र 
यहीएल . खुख्य व. जेथाम व योएल असे. तीन; 
६ क्षिमीचे पुत्र शळोमोथ, हजिएल व. हारान असे तीन; 
हे :लादानाच्या  पितूकुळांचे. मुख्य होते; १० आणि 


शिमीचे पुत्र यहथ, जीजा, यऊरश व. बरीया . हे चौघे 
श्रिमीचेः पुन्नी; ११ यहथ हा प्रमुख व जीजा हा. दुसरा; 


थळंश :व :बरीया. यांची . पुन्नसंतति. बहुत ' नव्हती, 


म्हणूम- स्यांसें एकच पितूकुळ ठरविठें. १२ कहायाचे 


घुत्र 'आन्रान; : इंसहार,. हेत्रोन, उज्बियेळ असे. चार; 
५३ - अम्रामांचे पुत्न अहरोन व. मोझे; अहरोनास 
वेगळे करण्यांत आलें ते अशासाठी कीं त्यानें व 
त्याच्या * वैशजांनीं निरंतर परमपवित्र वस्तु पवित्र 
राखाव्या; निरंतर परमेश्वरासमोर धूप जाळावा, त्याची 
सेवाचाकरी करावी . व त्याच्या नामाने आशीर्वाद द्यावा. 
१४. देवाचा .. माणूस मोशे याचे पुत्र लेवी वंशांत 
ओडत.. १५ मोदाचे पुत्र गेषोम व अल्यिजर 
१६ गेर्षामाच्या पुत्रांमध्ये  शबुएल मुख्य, .१७ आणि 
आअलियेजरांच्या पुत्रांमध्यें रहंब्या मुख्य; अलियेजराला 
दुसरे पुत्र झाले नाहींत, . परंतु रढव्याच पुत्र बहुत 
होते. १८.-'इसहाराच्या पुत्रांमध्ये शलोमीथ सुख्य; 
१९. हैग्रोनाच्या पुत्रांमध्यें यरीया सुख्य, न अमऱ्या दुसरा, 


येंहजिएळ तिसरा व यकमाम्‌ चौथा; २० उन्ियिलाच्या 


पुत्रांमध्यें मीखा मुख्य व इर्छिया दुसरा; २१ मरारीचे 


मुत्र. महली व -मूझी; महलीचे. पुत्र एहाजार व कीश 
”२२: एलांजोर निपुत्रिक मेला, त्याला केवळ कन्या 
४५६ 


१ इविहास 





होत्या;.. त्यांचे भाऊबंद कीडापुत्न - यांनीं त्यांजशीं विवाह 
'केला.-२३ मूक्षीचे पुत्र: मददली, एदर व यरेमोथ असे 
तीन. २४..लेव्याच्या पितूकुळांतील मुख्य पुरुष हेच. 
*. > त्मांची.. नांवें. घेऊन - शिरगणती केली; ते वीस वर्षांचे व 
_ त्याहून अधिक वयाचे असून परमेश्वराच्या. मंदिरांत 
सेवा. करीत.. असत. २५ दावीद म्हणाला,. इस्राएलाचा 
देव . परमेश्वर. यानें आपल्या प्रजेस विसावा दिला आहे, 
व... .यर्हालेमांत . त्याचा निरंतरचा: . निवास आहे; 
२६ . निवासमंडप. च त्यामधील सेवेची उपकरणे. हीं 
लेव्यांस पुन: वाहून न्यावयाची जरूर पडणार नाहीं. 
२७ दाविदाच्या शेवटल्या 'आज्ञेवरून..वीस वर्षांच्या व 
त्यांहून अधिक वयाच्या लेव्यांची गणती झाली. २८ अह- 
रोन वंडजांच्या हाताखालीं. . परमेश्वसच्या मंदिराची 
अंग्णें व कोठड्या यांत सेवा करणें. व सदै पवित्र वस्तु 
शुद्ध राखणें हे देवाच्या मंदिरांतील सेवेसंबंधाचे सवे 
काम त्यांच्याकडे. होते. २९ :समर्पित भाकर, अन्नबली. 
साठी. सपीठ, बेखमीर पापड, तव्यावर भाजलेले अथवा 
मळलेले सवे कांहीं..सिद्ध करण्याचें व सवे प्रकारचें तोल- 
माप करण्याचें काम. त्यांजकडे होतें. ३० सकाळसंध्या- 
काळ नित्य परमेश्वराचे उपकारस्मरण व स्तवन करण्यास 
त्यांना उभें राहावें लागत असे. ३१ तसेंच .शब्बाथाच्या 
व. चंद्रदशेनाच्या दिवशीं व नेमिळेल्या पर्वेणीस ठरीव 
संख्येप्रमाणें नेहमीं .. परमेश्वरासमोर उभें. राहून सवे 
होमबलि त्यांना:- त्यास अर्पावे. कागत. ३२ परमेश्वराच्या 
मंदिराच्या सेवेप्रीत्यर्थ दर्शनमंड्याचें व पवित्रस्थानाचें 
रक्षण करणें आणि त्यांचे भाऊबंद अहरोन वंशज यांस 
नेमून दिलेल्या कामीं मदत करणें हें त्यांचें काम होतें 
१ अहरोनर्वशजांचे वर्ग हे: अहरोनाचे पुत्र 

२१९७ नादाब, अबीहू, एलाजार व॒॑ इथामार 
२ नादाब व अबीहू .हे. आपल्या बापापूर्वी 


निपुत्रिक भैले म्हणून एलाजार व इथामार हे याजकाचें. 


काम करीत. १३ दाविदाने एलाजाराच्या वंशांतला 
सादोक व इथामाराच्या वंद्यांतला अहीमलेख यांस 
त्यांची सेवेची. कामे वांटून दिलीं. ४ इथामाराच्या 
वंशजांपेक्षां एलाजाराच्या  वंशजांत. प्रमुख पुरुष 


अ० २३४२२-२७२५ 


अधिक निपजले;.: स्यांची:  वॉटणी ::येफेबश्वणे. झाली: - 
एलाजाराच्या :. वंदयांतील . पितृकुळांचे-. .प्रधुखर*- सोळा 
होते, आणि .. इथामाराच्या - वंशांतले “- पितूकुळं: 
प्रमाणें आठ होते.. '५ यामाणें दोन्ही 'घराष््यांतळे पुष 
घेऊन त्यांची: चिठ्या टाकून वांटणी केली; कां कीं 
पवित्रस्यानाचा अंधिकार -व. देवाकेडची सरदारी 
एलाजार. व इथामार या दोन्ही वंश्यांतल्या 'पुरुषांकडे' 
होती. ६ आणि लेव्यांपैकी नथनेळ लेखक याचा पुत्र 
शंभाया यानें राजा व अधिकारी, सादोक याजक व अब्या- 
थाराचा पुत्र अहीमलेख आणि लेवी व याजक यांच्या 
पितूकुळांचे प्रमुख यांच्यासमोर त्यांचीं नांवें . लिहिलीं; 
एक प्रमुख धराणें एलाजाराचें व एक इथामाराचें अंशीं 
घरिलीं. ७- पहिली चिठी यहोयारीबाची निघाली, दुसरी 
यदायाची, ८ तिसरी हारीमाची.. चवथी सोरीमाची, 
९, पांचवी मलकीयाची, सहावी मीयामिनाची, १० सा- 
तवी हक्कोसांची, आठवी अबीयाची, ११ नववी 
येश्ववाची, . दहावी शकन्याची, १२ अकरावी  एल्यार 
विबाची, बारावी याकीमाची, १३ तेरावी . हुप्पाची, 
चवदावी येशेबाबाची, १४ पंधरावी बिल्गाची, सोळावी 
इम्मेराची, १५ सतरावी हेजीराची, अठरावी हप्पिसे- 
साची, १६ एकुणिसावी पथह्याची, विसावी यहेज- 
केलाची, : १७ एकविसावी याखीनाची, बाविसावी 
गामूलाची,- १८- तेविसावी दलायाची आणि चोविसावी 
माज्याची. : १९  इल्लाएलाचा देव परमेश्वर यानें . आज्ञा 
केली होती. . तदनुसार त्यांचा पूवेज अहरोन याच्या 
हस्ते त्यांस लावून दिलेल्या विधीप्रमाणे परमेश्वराच्या 
मंदिरांत सेवा. करावयास . पाळीपाळीने जावयाचा 
त्यांना ह्या कम लावून दिला होता. 

*२० लछेवीचे वरकड वंशज : अम्रामाच्या वंश्यांतळा 
शबाएल, झबाएलाच्या पुत्रांतला येहदाया. २१ रहब्याचे 
वैशज रहन्याच्या वंशांत मुख्य इशषिया.. २९२ इसहा- 
रीयांतला दालोमोथ, शलोमोथाच्या पुन्नांतला यहृथ; 
२३ हेब्रोनाचे पुत्र: यरीया, दुसरा अमऱ्या, तिसरा 
यहजियेळ, चवथा यकमाम. २४ उज्नियेलाच्या वंशांतला 
मीखा,  मीखाच्या पुत्रांतल्ा शामीर. २५ मीखाचा भाऊ 





डड 


१ इतिहास . 


इश्दाया, इंहिकिर्यांच्या वशोतला::जसर्‍्या£ ९६ : मरारीचे* | परंमेश्वराप्रीत्यर्थ गाण्यांचे शिक्षण मिळून तरनेज झालेले 
पुत्र: महली : वः :मूक्षी; ' याजीयाचां वंशज बनो. । असे. दोनशे अठ्याऐशी होते; ८ .त्या सर्वानी म्हणजे 


मर रवा २५-देदे २ 





२७ .मरारीच्या व्धांतठे याओयाचे: पुश्न : बनो, शोहम, 
जक्कूर व इजी;-:२2 महलीचा.* एलाजार” यांला पुत्र 


शाळा नाही:::२९- किशाचेर वेशज:: “किशांचा वंशज 


यरहमेल. ३०: मूक्षीचे पुत्र: -महली, एदर व. यरी* 


मोथ; हे लेव्यांचे वंज आपआपल्या | 
प्रमाणें होते. . ३१ यांनींहि आपले बांधव: अहरोनवंशज 
यांच्याप्रमाणे. दाबीद राजा, सादोक्र, :अहीमळेख. आणि 


याजकांच्या व लेब्यांच्या पितकुळांचे प्रमुख पुरुष. यांच्या 
समोर. 'व्िठ्या. ठाकिल्या; : मुख्य 
त्याच्या कनिष्ठ यांघवाच्या पितूकुळांबरोबर गणिलें 

र %-दावीद व सेनापति यांनीं आसाफ, हेमान: 
२९९९ व.. यदथून यांच्या वंशजांपैकीं कित्येकांस वीणा, 


सारंगी: व झांजा वाजवून संदेश देण्याची सेवा. 


कराबी म्हणून वेगळें केळें-: सेवेचें हें काम करणार्‍यांची 
संख्या येणेंप्रमार्णे: २ आसाफांच्या वँशांतले 


३ यदृथूनाचे- अंशज यदृंथूनाचे पुत्र गदल्या, : सरी, 


याया, हृशच्या . व. मत्तिथ्या असे सहा; त्यांचा बाप 
यदूथून. वीणा वाजवून परमेश्वराचे. :उपकॉरेस्मरण वः 


स्तवन कशून संदेदा देत असे, ते त्याच्या हाताखालीं. 
असत. ४. हेमाना्चे वंशज: : हेमानाचे पुत्र बुक्कीया, 


मत्तन्या, उज्बिगेळ, ' शबुएठ, यंरीमोथ). इनन्या, इंनांनी, 
गिईल्ती; . . रोममेती-एजेर, याझबकाशया, 


अलियाथा, 
मध्योथी, होथीरं व॑ महजियोथ; ५ रोजाचा द्रा 
हेमान, जो रणशिंग वाजवून परमेशेरांचे वचने 
सांगत. असे, त्याचे हे पुत्र; देवाने: हेमानाला चादा 
धुत्र -व तीन. कन्या दिल्या; . ६ हे सवे परमेश्वराच्या 


मंदिरांत आपआपल्या. बापाच्या. हाताखालीं. . राहून 


देवाच्या मंदिराच्या. सेवेंत झांजा, सारंगी. व वीणा 
चाजवून गात -. असत; आसाफ,- यदूधून वः हेमान हे 
राजाच्या आहेत : असत. ७ :.ते. व त्यांचे भाळवंद 

१. दिमी-हा. घरून सहा; पुढें सतरावे वचन पाहा. 





-भाऊंबेद - मिळून ' बारा. 
पुरुषाचे पितूकुळ 


साफाच्या ँशांतळे ' जूर, | व:झाऊबंद मिळून बारा;- 
योसेफ नथन्या व अशेराला हे.'आसाफाचे पुत्र; राजाहे> 
प्रमाणे आसाफाच्या हाताखालीं हे संदेश देत. असत: 


सहानमोठ्यांनी आणि खशुरुषिध्यांनीं ' चिठ्या टाकून 
आपआपली कामे वांट्न घेतली. ९. तेव्हां पहिली विटी 
आसोफ- मंडळीपैकी - योसेफ याची* निघाली; दुसरी 
गदल्याची; - तो, त्यांचे भाऊबंद व पुत्र मिळून बारा. 
१०- तिसरी. जकूराची, त्याचे. पुत्र व भाऊबंद मिळून 
बारा; ११: चवथी इख्रीची, त्याचे पुत्र. व भाऊबंद 
मिळून * बारी; १२-*पांचवी तथन्यांची, त्यांचे पुत्र व 
१३ सहावी बुक्कीयाची, 
त्याचे पुत्र, व भाऊंबंद॑ मिळून बारा; १४ सातवी 
यशरेलाची, त्याचे पुत्र व भाऊबंद मिळून बारा; 
१५ आठवी येशयांची, त्याचे पुत्र व भाऊबंद मिळून 
बसा; . १६ नववी मत्तन्याची, त्याचे पुंत्र व भाऊबंद 
मिळून बारा; १७ दहावी शिमीची, त्याचें पुत्र व भाऊ- 

मिळून बारा; १८ अकरावी अजरेलाची, त्याचे पुत्र 
१९ ओरावी हशब्याची, त्याचे 
पुत्र वे भाऊबंद मिळून बारा; २० तेरावी शुबाएलाची, 
त्याचे. पुत्र व - भाळबेद मिळून  बारा;' २१ चवदावी 
मतिष्यायी, ' त्याचे पुत्र व भाऊबंद मिळून बारा; 
२२ पंधरावी यरेमोथाची, त्याचे पुत्र व भाऊबंद मिळून 
बारा; २३ सोळावी हनन्याची, त्याचे पुत्र व भाऊबंद 


| मिळून बारा; २४ संतरावी यारंबाकाशाची, त्याचे पुत्र व 


भाऊबंद मिळून बारा; ९५ अठरावी. हनानीची, त्या'चे 
पुत्र व भाऊबंद मिळून बारा; २६ एकुणिसांवी मल्लोथीची, 
त्यांचें पुत्रं व भाऊबंद मिळून आरा; २७ विसावी अली. 
याथाची, त्याचे पुत्र व माऊबंद मिळून बारा; २८ एक- 
विसांची होथीराची,. त्याचे पुत्र व भाऊबंद मिळून बारा. 
२९--- बाबिसावी गिहल्तीची, त्याचे पुत्र व भाऊबंद 
मिळून बारा; २० तेविसावी सहजियोथाची, त्याचे पुत्र 
व भाळबंद मिळून बारा; २१ आणि चोबिसांवी 
रोममती-एजेराची, त्याचे पुत्र व॑ भाऊबंद मिळून बारा. 
। १. क्ारपाळांने वर्गा: कोरहाचे वंशज 
श्द्‌ आसाफाच्या वंद्यांतला  कोरहाचा - पुत्र 
महेळेम्या;. २ मशेलेम्याचे पुत्र: जखर्‍या : ज्येष्ठ, 


डंफट- 


१ इतिहास 
यथनिएक चौथ्या. | ( मंदिराचें क्िवार ) -याच्यासाठीं सडकेलवळ-चार व खुद्द 


यदिएळ दुसरा, जबद्या तिसरा, 
२ एलाम पांचवा; यहोहानान सहावा व ुल्योवेनय 
सातवा; ४ ओबेद-अदोमाचे पुत्रः शमाया ..ज्येष. 
यहोजाबाद दुसरा, यवाह तिसरा, साखार चवथा, 
नथनेल. . पांचवा, -: ५ अम्मीएल सहावा, इस्साखार 
सातवा, पउल्यय आठवा; देवाने त्याला बरकत दिली 
होती. ६ त्याचा पुत्र शमाया याला पुत्र झाले; 
ते महावीर असल्यामुळें त्यांची . त्यांच्या . पितूकुळांवर 
सत्ता होती. ७. शमायाचे पुत्र: अथनी, रफाएल, 
ओबेद, एलजाबाद; आणि त्यांचे बंधु अलीहू व समस्या 
हे. बलवान्‌ होते. ८. हे. सर्वे ओबेद-अदोभाच्या 
वंश्ांतळे; : हे. - यांचे . पु्न-. व... भाऊबंद सेवेच्या 
कामांत बलवान व जोमदार . होते; असे ओबेद- 
अदोमाचे बासष्ट वंशज. होते. ९ आणि. मरोलेम्याचे 
पुत्र.व भाऊबंद मिळून अठरा बलवान्‌ पुरुष होते. 
१० मरारीच्या वंशांत. .झेसा याचे पुत्र; शिश्नी 
सुख्य; हा ज्येष्ठ नसतांहि .त्याच्या बापानें त्याला मुख्य 
केलें होतें; ११ हिल्कीया दुसरा, टबल्या तिसरा 
जखऱ्या चौथा, असे होसा याचे पुत्रं व भाऊबंद 
मिळून तेरा होते. १२ द्वारपाळांचे वग या मुख्य 
युरुषांतळे होते; आपल्या भाऊबंदांबरोबर तेहि परमे- 
श्वराच्या मंदिरांत सेवा करीत. १२ त्यांतल्या लहान- 
थोरांनीं . आपआपल्या पितृकुळांप्रमाणें एकेका ह्वारा- 
संबंधाने चिठी ' टाकिली. १४ पूवेढाराची चिठी 
झळेम्याच्या नांवाची निघाली. त्यांनी त्याचा पुत्र 
जखऱ्या जो सुद्च मंत्री होता त्याच्या नांवाची चिठी 
टाकिली ती उत्तरद्दाााची निघाली. १५ दक्षिण- 
द्वाराची चिठी ओबेद-अदोम. याच्या नांवाची निघाली, 
त्याच्या मुलांच्या नांवांवर भांडारग्रहाची चिठी निघाली. 
१६ झआुप्पीम व होसा यांच्या नांवांची चिठी पश्चिम- 
द्वाराची निघाली; शक्लेकेथ नांवाच्या द्वारापा्ही वहून 
जाण्याच्या सडकेवर समोरासमोर त्यांनीं पहारा 
करावा असें ठरलें. १७ पूर्वेच्या बाजूस सहा लेवी, 
उत्तरेस रोजचे चार व दक्षिणेस रोजचे चार व भांडार 


श«० २६५२-१९ 


परवार येथें दोन. १९ हे द्वारपाळांचे वगे होत; त्यांतळे 
कांहीं कौरह वंशांतळे व कांहीं मरारी वंशांतछे. होते. 

“२० लेव्यांपैकी अहीया हा देवमंदिराच्या भांडारांवर 
व॒ देवास वाहिलेल्या वस्तूंच्या भांढारांदर होता. 
२१ - लादानाचे वंज : लादान गे्षोनी यांच्या पितृू- 
कुळांतला प्रमुख पुरुष यहीएली. २२ यहीएलीचे पुत्र 
जेथाम व त्याचा भाऊ योएल; हे परमेश्वराच्या 
मंदिराच्या. भांडारग्रहांबर होते. २३ अश्नामी, इसहारी, 
हेब्रोनी, उज्बियेली यांपॅकीं कांहीं होते, २४. अबुएक बिन 


गेषोम .बिन मोझे भांडारांवर -नायक: होता. २५. याचे 
सेवेच्या | भाऊबंद. हे: अल्यिजाराचा. पुत्र रंहन्या, त्याचा पुत्र यद- 


या; त्याचा पुत्र योराम, त्याचा पुत्र जिली.ब त्याचा. पुत्र 
शालोमोथ. २६ दावीद राजा, पितृकुळांचे मुख्य पुरुष, 
सहर्पति, झतपति व मुख्य सेनापति यांनीं देवास 
वाहिलेल्या वस्तूंच्या भांढारांवर शलोमोथ व त्याचे भाऊ- 
बंद यांस नेमिले द्ोतें २७ लढाईत जी ढुट त्यांस मिळत 
असे तीपँकीं कांहीं परमेश्वराचे मंदिर वुरुस्त करण्या. 
साठीं ते समर्पण करीत. २८ इासुवेल द्रष्टा, किशाचा पुत्र 
शौळ, नेराचा पुत्र. अबनेर, आणि सरूतेचा पुन्न यवाय 
यांनीं ज्या वस्तु समर्पिल्या होत्या त्या व इतरांनी ज्या 
सम्रर्पिल्या होत्या त्या सवे दलोमोथ व त्याचे बांधव 
यांच्या हवाली केल्या होत्या. . २९ इसहार्‍्यांपिकी 
कनन्या व. त्याचे वंज यांस इस्राएलाच्या सरदारीचे 
व न्यायाचें बाहेरळे काम चालविण्यासाठी नेमिले होतें. . 
३० हेशोन्यांपैकी हशब्या द त्याचे भाऊबंद एक हजार 
सातशे वीर असून ते यार्देनेच्या पश्चिमेस परमेश्वराच्या 
सवे सेवेसंबंधानें व राजाच्या कामगिरीसंबंधानें इत्रा- 
एलावर देखरेख करणारे होते. २१ हेब्रोन्यांतला 
यरीया हा त्यांच्या पितूकुळांप्रमार्णे त्यांचा सुर्य 
होता. दाविदाच्या कारकीर्दीच्या चाळिसाव्या वर्षी 
त्यांचा शोध . केला तेव्हां त्यांतळे कांहीं झर वीर 
भिळादांतल्या याजेरांत सांपडले. २२ त्याचे बांधव 
असून आपआपल्या पितूकुळांचे मुख्य होते. 


ग्रहावर दोन दोन असे. नेमिठे. १८ पश्चिमेस परकार | ते दोन हजार सातजझें होते. त्यांस दावीद राजाने 
४५९ 


अ० २६५२९-२७:२६ 


१.इतिहास 





देवाच्या कार्यासंबंधार्ने व राजाच्या सर्वे कारभारासंबंधानें 
रऊनेनी, गादी, व मनद्शाचा अर्धा वंश यांजवर 
देखरेख करण्याच्या कामावर नेमिले होतें. 
१ इस्राएलांची ग्रणती म्हणजे पितृकुळां 

२९७ तीळ मुल्य पुरुष, सहत्रपति, शतपति व त्यांचे 

सरदार यांची आणि जे वर्षेभर प्रतिमासीं कामा- 
वर. हजर होते, सुटी मिळाली 'म्हणजे जातं वे 
अशा प्रकारे राजाची सेवाचाकरी करीत, त्यांची 
प्रत्येक वरगोप्रमाणें गणती चोवीस हजार होतीं. 
२ पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या वर्गावर जन्दीएलोची 
पुत्र याशबाम -होता;-- त्योच्या 'बर्गांतचोवीस हजार होते. 
३..तो«पेरेसाच्या नशतिंला. होता वं. पंहिल्या महिन्यांत 
सैन्याच्या सर्व” सरदारांचा मुख्य: असे. ४ दुसर्‍या 
महिन्याच्या 'वर्गावेर॑ दोदेय अहोही हा आणि त्याचा वर्ग 
असें; मिझोथे हा त्यांचा नायक .होता; त्याच्या वंगीत 
चोवीस हजार होते; . ५. तिसऱ्या महिन्याचा 
सेनापति यहोयादा याचा 'पुत्र बनाया, हा मुंख्य 'याजक 
होंता; त्याच्या. वर्गात चोवीस हजार होते 
मध्यें शर व तिसांमध्यें वरिष्ठ असा जो तोच हा बनाया 
त्याचा पुंत्र अंम्मीजाबांदे हाहि त्याच्याच वर्गात होता. 


चवथ्या महिन्यांचा चवथा सरदार यवाबाचा भाऊ 


असाएल हा' होता; त्याच्यामागून त्यांचा पुत्र जंबद्या 
हा ' होता; त्यांच्या वर्गात. चोवीस “ हजार होते. 


< पांचव्या ' महिन्याचा' पॉच्वा सरंदार शुम्हूथं इंजोही 
त्यांच्या. वर्गात चोवीस “जार * होते. 


हा होता. 
९. सहाव्या. महिन्याचा सहाचा सरदार 'इंकिशाचा- पुत्र 
इरा तकोईे हा होता; त्याच्या वर्गात: चोवीस हजार 
होते. १० सातव्या. महिन्याचा सातेवा सरदार एफ़ा- 
इमाच्या वंशांतला हेळेस पलोनी हा होता; 
वर्गात चोवीस हजार “होले. ११ आठव्या महिन्याचा 
आठवा सरदार. जेरहवंद्यांतला सिन्बखय  हुश्यथी हा 
होता; त्याच्या वर्गात चोवीस हजार होते. १२ नवव्या 
महिन्याचा नववा सरदार बन्यामिनी वंश्ांतला अबि- 
येजेर अनाथोथी हा होता; 
हजार होते. १३. दहाव्या महिन्याचा दहावा सरदार 


येजर॑ हां, होता; 


त्याच्या 


त्यांच्या वर्गांत 'चोबीस 





जेरहवंशांतठा महरय नटोफाथी हा होता; त्याच्या 
वर्गांत चोवीस हजार होते. १४ अकराव्या महिन्याचा 


*| अकरावा . सरदार एफ़ाइमाच्या वंशांतला बनाया पिरा- 


थोनी हा होता; त्याच्या वर्गात चोवीस हजार . होते. 
१५ बाराव्या महिन्याचा बारावा सरदार अथनिएल. 
वं्यांतला हैल्द्य नरोफाथी हा होता; त्याच्या वर्गात 
चोवीस हजार होते. 

१६. आणखी इ्लाएलाच्या वंशांवरळे हे अधिकारी 
होते: -रऊबेनवंशञाचा अधिकारी जिखीचा पुत्रं अली- 
शिमोनवंद्याचा अधिकारी माकाचा 
पुत्र शोफठ्या हा होता, १७. लेवीवंशांचा. अधिकारी कमु- 


वेळाचा पुत्र हशव्या; अहरोनेवंशाचा अधिकारी सांदोक; 


१८ : यहूदाबंश्याचा अधिकारी दार्विदाच्या भाऊबंदांतळा 
अंलींहू; 'इस्साखारवंशाचा अधिकारी मीखांएलांचा 


पुत्र अंत्री; १९ जबुलूनवंशाचा अधिकारी ओबद्यांचा 
. पुत्र. इस्मांया; नफतालीवंश्याचा अधिकारी अंज्रीएलाचा 


पुत्न यरीमोथ; २० ऐफ़राइमवंद्याचा अधिकारी अज- 
र्‍याचां पुत्र होशेथ; मनरहाच्या अर्ध्या वंशाचा अधिकारी 
पदायाचा पुत्र योएल; २१ गिलादांतल्या मनश्‍शांच्या 
अध्यी वंशाचा अधिकारी ' जखऱर्‍्याचा पुत्र इद्दो; बन्या- 
मीनवंशाचा. अधिकारी अबनेराचा पुत्र यासिएल; 


: २२८दानंबंशाचा अधिकारी यरोहामाचा पुत्र अजरेल 


हे ह््यालाच्या वंशांचे सरदार होते. २३ तंथर्गपे 


-दांविंदानें वसि वर्षांचे व त्यांहूंन कमी वयाचे लोक 


योंची गॅणंती केली नाही, कारण * इख्राएलाची' संख्या 
आकीशांतील * ताःयांप्रमोणें वाढवीन असें परमेश्वराने 
म्हट्ळें होते. २४ सरूवेंचा पुत्र यवाब हा गणती करू 
लागला, पणं त्याने तै काम पूर्ण केळे नाहीं; कारण 
त्यामुळें देवाचा कोपं इस्नाएलावर ' भडकला; ही गणती 
दावीद राजाच्या बखरींत लिहिलेली नाहीं. ि 

२५ राजाच्या ' भांडारांवर अदीएलत्वा : 
अज्मावेथ हा होता; ' आणि शेतांतल्या, 
आंवांतल्या व॑ किल्लयांतल्या भांडारांवर उज्बीयाचा 
पुत्न योनाथान हा होता; २६ जमिनीची लागवड 
करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कळूबाचा पुत्र एञी हा होता; 


'पुत्र 
नगरांतल्या, 


४६० 


१ इतिहास 
२७ दाक्षींच्या मळ्यांवर शीमी रामाथी हा होता; । माझ्या. पित्याचें. घराणें 


आणि द्राक्षींच्या मळ्यांच्या उत्पन्नावर व द्राक्षारसाच्य़ा 
कोठ्यांवर जब्दी शिफमी हा होता; २८. जैतून झाडांवर 
ब सखल प्रदेद्यांतील उंबराच्या झाडांवर बाल-हानान 
यदेरी हा होता; तेलाच्या. कोठ्यांवर योवाश हा 
होता; २९ जीं सुर्रे शारोनांत चरत असत त्यांवर 
शित्रय शारोनी हा. होता; खोर्‍्यांतल्या गुरांवर.. अदल्य 
याचा पुत्र शाफाट हा. होता; ३० उंटावर . ओबील 
ड्र्माएली हा. होता; . गाढवांवर येहद्या *मेरोनोथी 
हा “होता; . ३१ आणि मेंढरांवर -याजीज हाग्री :हा 
होता; हे. दावीद राजाच्या:धनावर' अधिकारी होते. -.. 
:. ३९ दाविदाचा .चुलता': योनाथान...हा, मंत्री: असून 


मोठा. समजूतदार :व. लेखक..होता; हृमोन्याचा पुत्र 


अहीपुल”* राजपुत्रांबरोबर. असे; ...३२,. अहीथोफेल 
हा. : राजाचा मंत्री होत; आणि -हूझय अर्की हा 
राजाचा मित्र . होता; * २४ : अहीथोफेलाच्या भारून 
खनायाचा पुत्र. यहोयादा व अब्याथार हे मंत्री झाले; 
आणि राजाचा सेनापति यवाब हा होता. 

: :.__ १ “हूखाएलाचे सर्व सरदार म्हणजे वंशा- 
बट वंशाचे सरदार राजाची . पाळीपाळीने सेवा 


“करणाऱ्या “तुकड्यांचे सरदार... होते; तसेंच ' 


हृत्पति,, डातपति, : राजा* व त्याचे * पुत्र. . यांच्या 
थडवादि धनावर देखरेख करणारे सस्दार.. आणि शूर 
खीर. या सर्वीस दाविदार्ने यरुडाळेमास जमविले. २: मग 
दावीद राजा उभा राहून म्हणाला, माझे बांधव 
व. माझे प्रजाजनहो, माझे म्हणणें ऐका; परमेश्वराच्या 
कराराच्या कोशासाठीं आणि आपल्या देवाच्या. . पादा- 
सनासाठी एक विश्रामभवन बांधावे असा माझा. मानस 
असून तें बांधण्याची मीं तयारी केली होती; ३ परंतु 
देवाने. मला म्हटळें माझ्या नामाप्रीत्यर्थ तुला मंदिर 
बांधावयाें नाहीं, कारण तू युद्धप्रिय असून रक्तपात 
केला आहे; ४ परंतु इखाएलाचा देव परमेश्वर यानें 
माझ्या वडिलांच्या सवे धघराण्यांतून मलाच निवडिलें 
आहे;. मीं इस्ाएलावर कायमचा राजा व्हावे म्हणून 


र्‍ययहृदारने अग्रणी व्हावे आणि यहूदाच्या घराण्यांत | 
४६१. 


30 


'अ० :२९७२७५७--२८४१३ 


प्रमुख . व्हावें :अज्ली--. त्याने 
निवड -केली आणि . माझ्या - पित्याच्या पुत्रांतन“मळाच 
सवे इद्लाएठावर राजा करावें. असें त्याच्या ... मर्जीस 
आलें. ५ परमेश्वराने मळा. बहुत पुत्र दिळे आहेत, त्या 
सवातून इळाएलावर. राज्य करण्यासाठीं परमेश्वराच्या 
सझजासनावर ब्रसावें म्हणून त्यानें साझा पुत्र शलमोन 
यास नित्रडिठें .आहे.. ६ तो मला म्हणाला, तुझा 


“पुत्र शर्मोत हा. माझें मंदिर व अंगणें बांधील; त्याला 


मी. आपला 'ुत्न निवडिळें आहे व मी त्याचा पिता 


- होईन.!::७ तो :जर माझ्या. आज्ञा व निर्णय . हल्लींच्या- 
: प्रमाणें :निव्वयानें 'पाळीऴ ,तर .मी. त्याचें. सज््य निरंतर 
.स्थापीन. :८ तर आतां. सवे .इस्ाएलांसमक्ष; : : परमे 
'श्वराच्या :. मंडळीसमक्ष, आमच्या देवाच्या. विद्यमाने 


तुमचा देव. . परमेश्वर याच्या सर्वे: आज्ञांकडे... लक्ष 
पुरवून त्या पाळा. म्हणजे; तुम्ही , या. उत्तम . देद्याचे 
मालक व्हाल .द.. आपल्यामागे. आपल्या मुलांस ..ह्य 


:देहा कायमचे : बतन ठेवून जाळ. ९. हे माझ्या; पुत्ना, 


शकमोना,- तै. _.आपल्या..: बापाच्या... देवाला ओळख 
आणि सात्त्विक. चित्ताने..व मनोभावे. त्याची सेव्रा . कर; 
प्ररमेश्वर -सर्वाचीं सतें ..पारसितो आणि त्यांत . जे कांहीं 
विचार्‌ . व कल्पना उत्पन्न: होतात. त्या...त्यास. समजतात 


'कूं त्याच्या भजती लागील तर तो. तुला प्राप्त होल, 
:पण.-तूं त्याला..सोडिलें..तर्‌: तो तुझा कायमचा. त्याग 


करील. .१० संभाळ, पवित्रस्थानाप्रीत्यर्थ मेदिर बांधावे 
महणून . परमेश्वराने तुला निवडिळें आहे; हिंमत घरून 
हें काये कर... _. 

9१-.- मग दाविदानें आपला पुत्र शलमोन यास . 
मंदिराची ओसरी, कोठड्या भांडारग्रहें- व .त्यांवरीळ 
कोठल्या, आंतील कोठड्या व दयासनाचे स्थान यांचा 
नसुना दिरा; १२ त्याप्रमाणें परमेश्वराच्या मंदिराची 
अंगणें,  बोहों बाजूंच्या कोठल्या, देवमंदिराचीं भांडारे 
व समर्पित केलेल्या वस्तूंची भांडारे यांचे जे नमुने 
दैवी. आत्म्याच्या प्रेरणेने त्यास मिळाळे होते ते 
सवे त्याने त्यास दिले. १३ त्याप्रमाणेंच याजक 
व लेवी यांच्या कार्यक्रमाचा, परमेश्वराच्या मंदिरांतील 


अ० २९८३११३-२९४१२ '३ इंतिहास 


क. सर्व कामाचा आणि सेवेसंबॅधाच्या सर्व । साठी लोखंड व लाकडी वस्तंसाठी लाकूड, गोमेदमणि, 
पात्रांचा जेत त्यानें त्याला सांगून दिला; १४ सवे प्रकारची | जडाबयासाठी रत्ने, जडावाच्या कामासाठी रंगारंगांचे 
सेवा करण्यासाठीं सोन्याची. पात्रें करण्यास सोने आणि । नग, हरतऱ्हेचीं रत्ने |व संगमरवरी 'पाषाण यांची 
संव प्रकारच्या सेवेसाठी लागणाऱ्या चांदीच्या. पात्रांसाठी | रेलचेल मी आपलें सगळें बळ खर्चून केली आहे. 
चांदी त्याने तोखन दिली; १५ सोन्यांच्या दीपमाळा । ३ यादिवाय माझें चित्त माझ्या देवाच्या मंदिराकडे 
व त्यांचीं सोन्याची चाडी, प्रत्येक दीपमाळ 'व तिची | लांगळें आहे, म्हणून पवित्र मंदिरासाठी जो मीं संग्रह केला 
चाडी यासाठी प्रत्येकाच्या. कामाप्रमाणे चांदी तोलून । आहे. त्याविवाय आणखी माझा स्वतांचा सोन्यार््याचा 
दिठी; १६ समंपिंत भाकरीच्या प्रत्येक मेजासाठी सोनें । निघि मी देवाच्या मेदिरास देतों; ४ मंदिराच्या भिंती 
तोडून दिळें व चांदीच्या मेजासाठी चंदी तोळून दिली; | मढवावयासाठीं तीन हजार किक्कोर ओफौरचें सोनें ब 
१७. झुद्ध सोन्याचे कांटे, कटोरे व॑ प्याळे व सोन्याच्या सात हजार किकार शुद्ध रपे मी देतों; ५ सोन्याच्या 
श्रत्येक सुरईसाठीं सोनें, त्याप्रमाणेंच चांदीच्या प्रेत्येक । वस्तूंसाठी सोनें, -चोंदीच्या, वस्तूंसाठी चांदी हीं कारा- 
सुरडैसाठी - नोदी. तोळून . दिली. १८ : धूपवेदीसाठी | गिरांकहून बनवाक्याच्या सवे प्रकारच्या कामासाठी मी 
गाळलेळें सोने तोलून दिळे, आणि करूब आपले पंख देत आहें. तर. परमेश्वरास आज स्वेच्छेने वाहून 
पसरून- परमेश्वराच्या करारांचा कोश झाकीत, त्यांच्या । घेण्यास. कोण तयार आहे ६ ६ तेव्हां पितूकुळंचे 
: रथाच्या नमुन्यासाठी सोनें त्यानें दिलें. १९ परमेश्वरा- प्रमुख व इल्लाएलांच्या वश्यांचे सरदार, सहत्तपति. 
वयक, नसुंन्याप्रमाणें मला कळलें ते. मीं | शतपति आणि राजाच्या धघरचें कारभारी यांनीं स्वेच्छेने 
लिहून दिलें आहे.( असें दाविदानें । देणग्या दिल्या; ७ देवाच्या 'मंदिराच्या कार्यासाठी पांच 
म्हटळें]. २० मग दावोद आपला पुत्र शलमोन यस | हजार किक्कार सोनें व दहा हजार दारिके सोनें, दहा 
म्हणाला हिंमत बांध, येर्य धर आंणि हे कोर्य कर; भिऊ | हजार. किकार चांदी, अठरा हजार किक्कार पितळ व 
नको, खचू नद, कारण परमेश्वर देव, माझा देव तुझ्या- | एंक लाखं किक्कार लोखंड त्यांनीं दिले. ८ त्यांच्या 
बरोबर आहे; परमेश्वराच्या मंदिराच्या सेवेचं सवे काम । जवळ रत्ने होती तीं त्यांनीं परमेश्वराच्या मंदिराच्या 
समाप्त होईपर्यंत तो. तुला अंतरंणार नॉर्ही, तुळा सोड-.| भांडारांसाठी देण्यास गेर्षांनी यहीएल याच्या हवोलीं 
भार. नाही. २१ पाहा, देवाच्या मंदिरांच्या. सेवेसाठी | केलीं. ९ त्या समयी लोकांस फार हर्षे झाला, कारणे 
याजक व लेवी यांचा कार्यक्रम नेमून दिला' आहे ' त्यांनीं प्रस्न होऊन खऱ्या मनानें व स्वेच्छेने परमेश्वरा- 
आऑणि सर्व प्रकारची सेवां . करण्यासाठीं देरंप्रकारचें काम । प्रीत्यर्थ ती अपर्णे केलीं होतीं; दावीद राजासहि मोठा 
मनापासून करणारे कुडाळ पुरुषहि तुझ्यापाशी असणार; ।'हर्ष झालां. १० दाविदानें सर्वे मंडळीदेखत॑ परमे- 
त्याप्रमार्णेच सरदार लोक व सर्वे प्रजाजन हे संवेस्वी ( श्वराचा धन्यवाद केला; तो म्हणाला, हे. परमेश्वरा, 
सुझ्या हुकमांत असणार. आमचा पिता इल्लाएल याच्या देवा, तू. सदासर्वकाळ. 
१ नंतर दावीद राजानें सर्व सभेस म्हटले; | धन्य आहेस. ११ हे परमेश्वरा, महिमा, 
4 माझा पुत्र शलमोन सुकुमार बालक आहे, । शोभा, विजय व वैभव हीं . तुझींच; आकाशांत ब 
यासच देवाने निवडिळें आहे आणि काम तर । पथ्वीवर जें कांहीं आहे तें सर्व तुझेंच; हे न्परभेश्वरा 
मटे. आहे; कारण हे. भवन मानवासाठी नव्हे तर | राज्यहि तुझेच; तूं सर्वांहून श्रेष्ठ व उन्नत आहेस 
परमेश्वर देवासाठी आहे. २ माझ्या देवाच्या मंदिरा- | १२ घन व मान तुजपासूनच प्राप्त होतात, व तूं 
प्रीत्यर्थ सोन्याच्या वस्तूंसाठी सोनें, चांदीच्या वर्स्वसाठी | सर्वावर प्रभुत्व करितोस; सामर्थ्य व पराक्रम तुझ्याच 
ोंदी, पितळेच्या वस्तूंसाठी पितळ, लोखंडाच्या वर्स्त- ।!| १ निर्गस २५:२९ पाहा. २ इब्री लोकां्चे एक नाणें. 
४५२९. 











१ इतिहास 
. आहेत; लोकांस थोर करणें व सर्वांस सामर्थ्य 


देणें हें तुझ्याच हातीं आहे. १३ तर आतां आमच्या 
देवा, आम्ही तुझे आभार मानितों, तुझ्या प्रतापी 
नामाची स्तुति करितों. १४ आम्हांस या प्रकारें स्वेच्छेने 
अपर्णे करितां यावीं असा मी कोण व माझे लोक तरी 
कोण ६ सर्वे कांहीं तुझ्यापासून प्राप्त होतें; तुझ्याच 
हातून प्राप्त झालेळें आम्ही तुला देत आहें. 
"१५. आम्ही आपल्या सवे पू्वेजांप्रमाणें तुझ्यासमोर 
उपरी ब परदेक्ी आहों; या भूतलावरील आमचे दिवस 
क्लायेप्रमाणे. असतात; आमची कांहीं शाश्वती. नाहीं. 
१६ हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, हा जो मोठा निधि आम्हीं 


तुल्य हृदयाची :-प्रारख॑ आहे; सरळता तुला. 


आहे कीं 
पसंत आहे; मी तर. आपल्या. सरळ हृदयाने-यो. सवे 
बलु तुला 


न 


हि 





'आनंदानें समार्पिल्या. आहेत; तुझे ठोक. 


अ० २९४१२-३० 


मस्तके लववून परमेश्वरास व राजास वंदन केलें 


-२१ दुसर्‍या दिवशीं सकाळीं त्यांनीं परमेश्वराप्रीत्यर्थ यज्ञ. 


केळे व होमबलति अपिलि; त्यांनी एक. हजार बैल, एक 
हजार एडके व एक हजार कोकरे पेयार्पणांसहित 
अर्पून. सर्वे इल्लाएलांकरितां विपुल . .. यज्ञ केले; 
२२ त्यांनीं त्या दिवशीं परमेश्वरासमोर मोठ्या आनंदानें 
खार्णेंपिर्णे केलें. नंतर त्यांनीं दावीद राजाचा पुत्र 
इलमोन याला. दुसर्‍यांदा राजा नेमून : परमेश्वरातर्फे 
अधिपति होण्यासाठीं त्याला व याजकाच्या कामासाठी 
सादोकाला अभिषेक. केला. २३ मग शलमोन आपला 
बाप दावीद याच्याऐवजी राजा होऊन परमेश्वराच्या 
सिंहासनावर बिराजमान झाला व भाग्यवंत झाला; -सबे 
इक्लाएक लोक त्याच्या आक्ञेंत.असत. . २४ सवे सरदार, 
सर्वे हूर वीर वः: दावीद. राजाचे सवे पुत्र शलमोन 
राजाचे अंकित झाळे. २५ परमेश्वराने दलमोनाचा 
सवे इल्लाएलादेखत . अत्यंत . उत्कषे केला आणि 
इस्राएलाच्या कोणत्याहि राजास पूर्वी प्राप्त झालें नव्हतें 

२६ या प्रकारें इद्यायाचा पुत्र दावीद यानें .सवे 
इद्याएलावर. . राज्य केळे. २७ त्याने. चाळीस . वर्षे 
इख्ाएलावर राज्य . केटें; हेत्रोनांत सात वर्षे - व 
यस्काळेमांत तेहतीस वर्षे. २८ आयुष्य, घन . व मान 


9.) यांनीं संपन्न होऊन आणि चांगडा 'ृढ॒ होऊन तो मृत्यु 


पावल्य;.त्याचा. पुत्र शलमोन त्यांच्या. जागी राजा झारा. 
२९ . दाबीद.- राजत्चे साद्यंत वृत्त अथपासून इतिपर्यंत 
शमुवेल द्रष्टा याच्या ग्रंथांत, नाथान. संदेश याच्या 
ग्रंथांत आणि गाद द्ेष्टा याच्या अंथांत ळिहिळें आहे; 
३० त्याची. सवे कारकीर्द, त्याचा. पराक्रम, त्याजवर व 
इल्लाएल्ावर . व देशोदेशींच्या राज्यांवर कायकाय .प्रसंय 


शश 


२ इतिहास 


१ दाविदाचा पुत्र शलमोन हा आपल्या गादीवर 

६ कायम झाला; 'त्याचा देव परमेश्वर त्याच्याबरोबर 
होता; त्यानें त्यास अति थोर पदास चढविले 

२ शलमोनाने सवे इस्लाएलांना म्हणजे संहतखपति, 
झातपति, न्यायाधीदा आणि सर्वे इखाएलांच्या पितृकुळांचे 
सवे नायक यांना. सांगितल्यावलू्न २ रालमोना- 
सह सर्व मंडळी गिबोन येथल्या उच्च स्थानीं गेली; परमे- 
श्वराचा सेवक मोशे यानें रानांत बनविलेला 


देवाचा दरीनमंडपं “तेथेच होता. ४ दाविदारने देवाच्या 


कोशासाठी . जें स्थल तयार केळे _ होतें. तेथें 


कि्याथ-यारीनाहून तो. आणिला होतो; त्याने यरवांलेमात 
त्यासाठीं डेरा उभारिला होता. ५ बसलेल बिन उरी 


'बिन हूर यानें केलेली पितळेची: वेदी परमेश्वराच्या 
निवासमंडपापुढें असे; शलमोन मंडळीसह तिकडे 


गेठा. ६. दर्शनमंडपाजवळ, . परमेश्वरासमोर जी 
पितळेची वेदी होती तिच्याजवळ झलमोनाने 'जाऊंने 
तिच्यावर एक हजार होंमबलि अर्पिठे 


त्या रात्री. देवाने .हालमोनास दशन देऊन म्हटलें. 
कीं तुला काय वर हवा तो माग. ८ शलमोन देवास 
ग्ह॑णाला, माझा बाप दावीद यांजवर तुझी फार कुपा.|. . 


असे व दू मला त्यांच्या. जागीं राजा केळें आहे. ९ आतां 
हे परमेश्वरा देवा, तूं सांझा बाप. दावीद “यास दिलेलें 
वचन पूर्ण कर; 'मोतीच्या रंज:कणाप्रमाणे संख्येने विपुल 


अशा. प्रजेवर तू. मत्ल राजा केलें आहे. १० या प्रजे- 


समोर वंतेण्यांस: मला आतां चातु्ये व ज्ञान दे; . तुझ्या 
एवढ्या मोठ्या प्रजेचे कासन . कोणाला --करितां येहेल १ 


११ देव शलसोनास म्हणाला, ज्याअर्थी असा तुझा. 


मानस आहे म्हणजे तू घनसंपत्ति व ऐश्वये हीं मागितली 
नाहींत, आपल्या वैर्‍यांचें प्राणहरण . करण्याचें अथवा 
दीघोयुषी होण्याचें मागितळें नाहीं, तर ज्या लोकांवर मीं 
तला राजा नेनिटें आहे त्या माझ्या लोकांचें शासन करा- 


वयास चातुर्य व ज्ञान एवढींच तू स्वतःसाठी मागितली, 
१२ त्याअर्थी चातुये व ज्ञान हीं तर तुला देतोच; यांखे- 
रीज आणखी तुझ्यापूर्वी कोणाहि राजास प्राप्त झाली 
नव्हती व तुझ्यानंतर कोणासहि कधीं प्राप्त व्हावयाची 
नाहीं एवढी धनसंपत्ति व ऐश्वर्य मी तुला देईन. १३ मग 
झंलमोन गिबोन येथल्या उच स्थानाहून, दशनमंडपावरून 


'थरालेमास आला व तेथें इख्ाएलावर राज्य करूं लागला. 


१४ झालमोनानें रथ व राऊत यांचा संग्रह केला; 
त्याच्यापाशी चौदाशे रथ व बारा हजार राऊत झाले; 
त्यांतले काहीं रथ ठेवावयाच्या नगरांत व कांहीं यरुदाले- 
मांत आपल्याजवळ-त्यानें ठेविले. १५ राजानें यरुलेमांत 
चांदी: व. “सोनें घोब्यांप्रमाणें आणि गंघधसरू तळवटींतल्या 
उंबराच्या झार्डाप्रंमाणे विपुल केले. १६ शलमोनाचे घोडे 
मिसर देद्यांतून येत; राजाचे व्यापारी घोब्यांच्या एका- 
एका तांच्याची किंमत ठरवून 'तांडेचे ..तांडे घेत; 
१३'एंकाएका रथांस सहाशे शेकेल चांदी व एकाएका 
घोड्यास दीडशे. शेकेल चांदी देऊन ते मिसर देशाहून 


आणीत; हित्ती व अरामी राजांसाठींहि असेच ते 
-व्यापारौी- आणीत. 


१ 'शालमोनाने परमेश्वराच्या नामाप्रीत्यर्थ एक 
. मंदिर. आणि एक राजमेदिरिहि बांधावयाचे. योजिले 

२. शंल्मोनाने सत्तर :हजार. 'ओशेकेरी, डोंगरांतून 
घोडे काढणारे ऐशी... हजार व. त्यांजवर देखरेख 
करण्यासाठी तीन :हजार सहार्शें लोक मोजून काढिले. 


* ३ शल्मोनानें सोरेचा राजा हुराम याला सांगून पाठविटें 


कीं माझां बॉप दावीद याच्याशी आपण जसा व्यवहार 
केला व त्याचें निवासमंदिर बांधण्यासाठी गेधसरू पाठविले 
तसाच व्यवहार माझ्याशी करा. ४ पाहा, मी आपला देव 
परमेश्वर याच्या नामाप्रीत्यर्थ एक मंदिर बांधीत आहें. 


"णढयार्चे नांव १ राजे ५:२ येर्थे हिराम 
असें आहे. 


3.3 


२. इतिहास 


अं० २:४--रे!ड 


तें फरमेश्वरास समर्पण करून त्याच्यासमोर सुगंधी 
द्रब्यांनीं युक्त असा धूप जाळावा, नित्य समर्पित भाकर 
तेथें ठेवावी आणि रोज सकाळीं व संध्याकाळीं, शब्बाथ- 
दिनीं व वंददर्शनी आणि आमचा देव परमेश्वर याने 
'नेमिळेल्या पवंकाळीं होमबलि अपोवे म्हणून तें मी 
आांधीत आहें. इखाएलांचा हा निरंतरचा विधि होय. '« जें 
मंदिर मी बांधीत आहें तें मोठें होणार, कारण 
आमचा देव सर्वे दैवतांहून मोठा आहे. ९ आकाश व 
-नभोमंडल यांत तो समावत नाहीं तर त्याच्याम्रीत्य्थ 
मंदिर बांधण्याची कोणास ताकद आहे? त्याच्या 
निवासासाठी मंदिर बांधण्याची माझी. काय प्राज्ञा ! 
केवळ त्याच्यापुढे धूप जाळावा म्हणून मी हें मंदिर 
बांधीत आहें. ७ तर माझा बाप दावीद आनें तरतूद 
करून ठेविल्याप्रमाणें गहूदांत व यरालेमांत . जे 
क्राराग्रेर आहेत त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठीं सोनें, 
रूपे, पितळ व लोखंड यांच्या कामांत आणि जांभळें, 
किरमिजी व निळ्या रंगांचे कापड तयार करण्याच्या 
कामांत निपुण आणि खोदींव काम जाणणारा असा एक 
कारागीर मजकडे पाठवून द्या. ८ तशींच मजकडे लबा- 
नोनाहून गंधसरू, देवदार व रक्तचंदन यांचीं लाकडें 
प्राठवून द्या; मला ठाऊक आहे कीं आपल्या सेवकांस लवा- 
नोन येथील झार्डे कापण्याचे काम माहीत आहे; आपल्या 
सेवकांबरोबर माझेहि सेवक राहून ९ माझ्यासाठी 


विपुळ लाकूड तयार करितील; कारण जें मंदिर मी 
बांधणार भाहें तें भव्य होणार आहे. १० आपले जे : 


सेवक लाकडे कापितील त्यांस मी वीस हजार कोर 


झोडलेले गहूं, वीस हजार कोर जव, वीस हजार ब्थे । 
। दांबिदाने नेमिठेल्या स्थानीं मोरिया डोंगरावर मंदिर 
सोराचा राजा हुराम यानें शलमोनास असें पत्रोत्तर : 


दवाक्षारस व वीस हजार बथ तेल. देडेन. ११ तेव्हां 


लिहिळे कौ परमेश्रराचें आपल्या प्रजेवर प्रेम आहे म्हणून 


त्यानें आपणाला तिच्यावर राजा नेमिले आहे. १२ हुरामाने : 


आणखी असें लिहिलें कीं. आकाह. व पृथ्वी यांचो 

निमोणकतो, इल्लाएलाचा देव परमेश्वर धन्य; परमेधवरा- 

प्रीत्यर्थ मंदिर बांधण्याच्या आणि रांजसंदिर आंघण्याच्या 

१ एक माप. 
1-1. 





कार्यासाठी त्यानं दावीद राजास * चुंद्धिसंप्न - आणि . 
चातुये व अक्कल यांनीं मंडित असा पुत्र दिला आहे 
१३ तर मी आपला बाप हुराम योचा एक बुद्धिमान 
काराग्रीर पाठवीत आहें; १४ तो दानवंश्यांतील एका ख्रीचा. 
पुत्र असून त्याचा बाप सोर येथला होता; तो सोनें, 
चांदी, पितळ, लोखंड, पाषाण व लाकूड य़ांचें काम कर- 
ण्यांत, जांभळे, निळे, तलम सणाचे किरमिजी कापड 
तयार करण्यांत, कोणत्याहि प्रकारचं खोदकाम करण्यांत 
व सवे प्रकारचे नमुने तयार करण्यांत नियुण आहे. 
आपल्य़ा कारागिरांबरोबर व माझा स्वामी आपला वाप 
दावीद याच्या कारागिरांबरोबर त्यास कामावर नेमा. 
१५ आतां माझ्या स्वामींनी गहूं, जव, तेल व 
द्राक्षारस पाठवितो असें म्हटले आहे, तर तों त्यांनीं 
आपल्या नोकरांकडे पाठवून द्यावी, १६ जितक्या लाक- 
डाचें आपणाला प्रयोजन आहे तेवढें लबानोनाहून कापून 
त्याचे तराफे करून आमचे लोक जल्मागाोने यापो येथे 
पोंचते करितील; तेथून तें आपण यरुडलेमास घेऊन 
जावें. .१७ शलमोनाचा बाप दावीद यानें इस्राएल देशांत 
राहणाऱ्या सर्व उपरी लोकांची गणती केली होती, 
त्याप्रमाणें दाल्मोनानें त्यांची गणती केली; तेव्हां ते. 
एक लक्ष. त्रेपक्न हजार सहादों भरले. १८ त्यांतून 
त्यानं सत्तर हजार ओझेकरी, ऐशीं हजार पहाडांतले 
धोंडे काढणारे व तीन. हजार सहाशे त्यांजवर देखरेख 
करणारे नेमिले. 
१ सग परमेश्वराने यरुहलेमास मोरिया 
छे डोंगरावर शलमोनाचा बाप दाबीद यास दर्शन 
दिलें होते त्या अणीन यबूसी याच्या खळ्यांत 


बांघण्याचें काम रालमोनानें सुरू केलं. २ त्यानें आपल्या 
कारकीर्दीच्या चौथ्या वर्षाच्या. दुसऱया महिन्याच्या 
द्वितीयेस . कामास आरंभ केला. ३ इझालमोनानें 
देवाचे जें मंदिर बांधिले त्याच्या पायाचे. माप थेणे- 
प्रमाणे; --त्याची- लांबी" जुन्या: थायाने साठ हास: व. रुंदी 
वीस हात. ४: भंदिरावुढल्का: ओसरीची लांबी *संदिशिच्या 
रुंदींबरोबर वीस हात होती; त्यांची उंची एकशे. वीस 


४६५ 


अ० -देः४--४;१५ 


२-इतिह्वासं 





हात होती; शल्मोनाने त्याची आंतील बाजू शुद्ध | बाजूच्या खांबाचें नांव याखीम ( तो स्थापीलं ) व डाव्या 
सोन्याने. मढविठी. “५ मंदिराच्या मोठ्या. . भागांच्या | बाजूच्या खांबाचे नांव बवाज (त्याच्या ठायीं 


छतास त्यानें -देवडारु लाकडाची तक्‍तपोक्ी केली; ती 
त्यानें झुद्ध सोन्याने -मढविली;. तीवर खजुरीचे शक्ष ब 
सांख्ळ्या. यांची. नकक्षी काढिली. ६ त्यानें तें मंदिर 


१ म्रग त्यानें पितळेची 


मोलवान... रत्वांनीं - सुशोभित केलें; सोनें .वापरळें तें । पितळ ओतून गंगाळसागर केला, या काठापासून त्या 


पर्वाइम येथलें.होतें. ७ त्याने तें मंदिर, त्याच्या तुळ्या, 
उंबरठे, निंती. व कवार्डे. हीं सोन्याने मढविलीं व 
भिंतींवर करूष खोदविळे. ८ मग त्यानें मंदिराचे परम- 
पवित्र स्थान तयार केलें; त्याची लांबी मंदिराच्या 
र॑दीबरोबर ग्रीस हात. होती; त्याची रुंदी बीस हात 
होती; त्याने. ते सहाही किझ्षार शुद्ध सोन्याने मढविलें. 
« सोन्याच्या: खिळ्यांचें बजन पन्नास होकेल होतें. 
त्यानें वरच्या कोठब्याहिं सोन्याने मढविल्या. १० मंग 


मंदिराच्या परमपबित्रस्यानांत दोन कृरूब कोरून तयार 


केले व ते. सोन्याने मढविले. ११ करूबांचे पंख एकंदर 
बीस. हात. लांब होते; :प्रत्येक करूबाचा एक पंख पांच. 
हात; लांब असून तो मंदिराच्या भिंतीला. लागला होता. 


'काठापर्यंत त्यांचा व्यास दह्या हात होता; त्याचा आकार 
वाटोळा होता, त्याची उंची पांच हात होती व त्याच्या 
परिघाला तीस हात सूत लागे. ३ त्याच्याखाली 
सभोवार एकएक हाताच्या अंतरावर दद्वादहा 
दलांच्या आकृति केल्या होत्या; त्या गंगाळाच्या 


सभोवार होत्या; गंगाळ ओतले त्याबरोबर त्या बैलांच्या 


दोनः रांगा ओतलेल्या होत्या. ४ ते गंगाळ बरा 
बैलांवर ठेविलें होते, तीन गेल उत्तराभिमुख, तीन 


पश्चिमाभिमुख, तीन दक्षिणाभिमुख व तीन वूर्वाभि- 


सुख होते; त्यांच्यावर गंगाळसागर ठेविरा होता; त्यांची 
मागली अंगे ऑतल्या बाजस होतीं. ५ त्याची जाडी 
वौंगाभर होती; त्याचें तोंड कटोऱ्याच्या तोंडासारखें. 


त्याचा . दुसरा..पंख पांच ह्वात लांब असून :तो दुसऱ्या । असून त्यावर कमल्पुव्पांचें काम केलें होतें; त्यांत 
करूबाच्या. पंखाळा. -लागला होता. १२ दुसऱ्या | तीन हजार बेथ पाणी मावे. ६ त्यानें भाणखी धुष्या- 
करूनबांचाहि एक पंख पाये हात लांब असून मंदिराच्या । साठीं दहा गंगाळें करून पॉच उजवीकडे ब॒पांच 
दुसऱ्या निंतीछा लागळा होता, आणि : दुसरा पंखहि' | डावीकडे ठेविली; त्यांत होमबलीच्या वस्तु धूत असत 
पांच हांत . सांब. भसून पहिल्या करूबाच्या 'पंखाळा | पण गंगॉळसागर हा फक्त याजकांस धुण्यासाठी असे. 
जडला होता. १३ त्या करूबांचे पंख बीस हात पसरले । ७ त्यानें सोन्याच्या दहा समया  विधिपूवेके बन- 
होते; ते पायांवर उभे असून त्यांची . सुखें आंतल्या | विल्या वे त्या पांच उजवीकडे व पांच डावीकडे अशा 
बाजूकडे होती. १४. मंग त्यानें निळ्या, जांमळ्या ब: | मंदिरांत ठेवून दिल्या. ८ तशींय त्यानें द्या मेजें 
किरमिजी. रंगांच्या संगाच्या कापडाचा अंतेरपट केल | करून उजवीकडे पांच व डावीकडे पांचे अशीं मंदिरांत 
ब त्यावर करूब काढिले. ' १५ -- मंदिरासमोर प्रत्येक , ठेविली: त्याने सोन्याचे शंभर कटोरे केले. ९ आणखी 
पस्तीस. हात. उच. असे दोन. खांब त्याने केले; | त्याने याजकॉरचें अंगण वष एक मोठें अंगण अंशी केली; 
प्रत्येक खांबाबरचा . शिरक्क पांच पांच: हात होता. | अंगाला दरवाजे करून त्यांची कवाडे पितळेने 
१३६.-मगः. त्यानें गाभाऱ्यासोंठीं सांखळ्या करून खांबला:। मढविलीं. १० त्याने तो गंगोळसागर मंदिराच्या उजवी-- 
लाविल्या व: दांभर डाळिंबे करून खांबावर :लटकाक्लीं.: | कडे आमेयीस ठेवून दिला. ११  हूरांमाने हंडे, 
१७ हे-.खांब त्याने मंदिससमोर,;. एक :उजंत््या; बाजूस | पावडीं व कटोरे केलें. या : प्रकारे हुरामाने शलमोन 

उभे... केले; उजव्या । राजासाठी. देवमंदिरांचे जॅ काम करावयाचें होतें तें 

४€६- 








_ १२९ दोन खांब, त्यांवरील गोठ, दोहों खांबांच्या 
शेंब्यांवरील कळस व ह्या खांबांच्या. शेंब्यांवरच्या 
कळसांचे दोन गोठ  वेष्टिण्यासाठी दोन जाळ्या 
केल्या. १३ ह्या दोन जाळ्यांस . चाररीं डाळिंबे 
आणि खांबांच्या कळसांचे दोन. गोठ झाकण्यासाठी 
एकाएका जाळीसाठीं डाळिंबांच्या . दोनदोन . रांगा 
केल्या. १४ त्यानें चौरंग कलून त्यांवर गंगाळें .बनवून 
ठेविली; १५ एक गंगाळसागर व त्याच्याखाली 
बारा बैल केले. १६ हंडे, पावडीं, कांटे इत्यादि सर्व 
सामान परमेश्वराच्या. मंदिरासाठी शलमोन... राजाकरितां 
हूरामानें उजळ पितळेचें केलें. १७ राजानें तीं 
यादेंन खोऱ्यांत सुक्तोथ व सरेदा यांच्यामधील 
प्रदेशांतल्या व्विकणमातींत ओतविलीं; १८ शलमोनानें 
हीं पात्रें विपुळ बनविलीं;.. पितळेचे वजन काढिले 
नाहीं. १९ आणखी शलमोनाने देवमंदिरांतलीं सव 
पात्रे, सोन्याची वेदी, व समर्पित भाकरी ठेवण्याची मेजें; 
२० दोपवृक्ष व त्यांचे शुद्ध सोन्याचे दिवे जे गाभाऱ्या- 
समोर विधिपूवेक जळत ठेवीत असत ते; २१ निभेळ 
सोन्याची फुळें, दिवे व चिमटे; २२ त्यापमार्णेच शुद्ध 
सोन्याच्या कातरी, कटोरे, चमचे व धुूपदानें हीं 
बनविली; मग प्रवेशाकरिता परमपवित्र स्थानाच्या 
आंतील कवार्डे आणि मंदिराची कवाडें हीं सोन्याची 
बनविलीं. १ या प्रकारें जें कांहीं काम परमेश्वराच्या 
८१ मंदिरासाठी शालमोनानें हातीं घेतळें तें सवे समाप्त 
झालें. मग आपला बाप दावीद यानें समापिलिळें 
सोनें, चांदी व सवे पात्रें शल्मोनानें. आंत. आणून 
देवाच्या मंदिराच्या भांडारांत ठेविली. . . 

२. मग शलमोनानें परमेश्वराच्या कराराचा. कोश 
दावीदपुरांतून म्हणजे अर्थात्‌ सीयोबांतून वरती आणा- 
वयासाठीं इस्राएलाचे वडील जन, वंशांचे सव मुख्य 
आणि इत्नाएलाच्या, पितृकुळांचे, सरदार यांस य्ररुशलेमांत 


जमा केळे. ३ सवे इत्राएल: पुयड़-झातन्या 'महिन्यांतूव्या.. 
सांत राजाजवळ जमा झाले. .४ इ्यूएलाचे .सरवे-वंडीळछं. 
जन आले तेव्हां लेव्यांनीं कोश उचळब.पेव्रंडाः- ५-कोशच,.) : 


अर ७५११-६:३ 





याजकांनीं वरतीं वाहून. नेलीं. ६. थळमोन:-राजा व 
त्याजपाशीं जमलेली सवे. इल्लाएळ मंडळी : यांनीं कोशा- 
पुढें जेरडांमेंढरांचे व. गुरांढोरांचे. बकि .इतके अपण 
केले कीं त्यांची संख्या सांगतां किंवा:करितां आली नाहीं. 
७ मग याजकांनीं परमेश्वराच्या कराराचा कोडा त्याच्या 
स्थानीं म्हणजे मंदिराच्या गाभाऱ्यांत परमपवित्रस्थानांत 
करूबांच्या पंखांखालीं त्याच्या ठिकाणीं नेऊन ठेबिला. 
< कोशस्थानाच्या वर कशूबांचे पंख पसरले होतें; तो 
कोश व त्याचे दांडे यांवर त्यांचें आच्छादन होतें. 
९ त्याचे दांडे एवढे लांब होते कीं त्यांचीं झेवटें कोशां- 
तून बाहेर आलेलीं गाभाऱ्यासमोर दिसत, पण बाहेरून 
दिसत नसत; तो कोश आज दिवसपर्यंत तेथेंच आहे. 
१०. इ्लाएहछ लोक. मिसर देशांतून निघाल्यावर परमे- 
श्वरानें त्यांच्याशीं करार केला त्या. समयीं होरेबांत मोशानें 
या कोशांत दोन पाठ्या ठेविल्या होत्या, त्यांखेरीज त्यांत 
दुसरें कांहीं नव्हते. ११ याजक पवित्रस्थानांतून बाहेर 
आले; जितके याजक हजर होते तितक्या सर्वानी 
आपणांस पवित्र केलें होतें; त्यांनीं या वेळी पाळ्यांचा 
क्रम सोडिला होता. १२ जितके लेवी गाणारे होते, म्हणजे 
अर्थात्‌ आसाफ, हेमान व यदूथून, तितके सगळे आपल्या 
पुत्रांह व भाऊबंदांसह सणाची वसे ठेऊन झांजा, 
सारंग्या व वीणा घेऊन वेदीच्या पूर्वे बाजूस उभे राहिले 
व त्यांजबरोबर एकशे वीस याजक करणे वाजवीत होते. 
१३ करणे वाजविणारे व गाणारे एका सुरानें परमे- 
श्वराची स्तुति व धन्यवाद करूं लागले, आणि करणे, झांजा 
आदिकरून वादे वाजवून परमेश्वराची स्तुति ते .उच्स्वरे 
करूं लागले; ती अशी : तो उत्तम आहे, त्याची दया 
सनातन आहे. त्या समयीं परमेश्वराचे मंदिर . मेघानें 
व्यापिले. १४ त्या मेघासुळें याजकांस सेवाचाकरी 
करण्यास उभे राहवेना, कारण परमेश्वराच्या तेजालें 
देवूमंदिर भरून गेळें 

9..,स्रंगःदोळमोन :मदणाळा, प्ररमेश्रराने: झट 
आहे... कॉर:मी. निबिड; भंघकारांत. त्रास :करीन:- 
उुत्यासार्दु > लिबासस्थान; -तुका"- युंगावयुग 






_ देर्शनमंडप व. मंडपांतील सवे. पवित्र. पात्रें ही. नीय: | राहान्रप्रासाठी मंदिर मीं<यांधिटे< आहेः ३० मर्य राजाने 


४५१७ . 





१० फरमेश्रर हें जें वचन बोलला तें त्यानें पुरें केलें. 
मी'-आपस्म? बाप! दाबीद याच्या जागी येऊन परमे- 
श्वराच्या ' वचनानुसार इखाएलाच्या गादीवर बसलो 
आहे; आणि इस्राएलचा देव ' परमेश्वर याच्या नांमा- 


प्रीत्यर्थ हें मंदिर. मी बांधिटें आहे. ११ परमेश्वराने 


इल्लाएल लोकांशीं करार केला तो ज्या' कोशांत आहे 
त्याची मीं तेथें. स्थापना. केली आहे. 

__. १२ “इलाएलेच्या' सर्वे 'मंडळीदेखत परमेश्वराच्या 
वेदीसमोर उभें राहून शलमोंनानं आपले. हात पसरिठे. 
१३ शलमोनाने पांच हात लांब, पांच हात रुंद व 
तीन हात  उँच असा पितळेचा एक. चौरंग तयार करून 
अंगणाच्या मध्यभागी, ठेविला - होता, त्यावर. तो उभा 
राहिला: आणि इल्लाएलाच्या. स्व मंडळीसमक्ष गुढघे टेकून 
आकाशाकडे आपलें. हात पसरून १४ असे म्हंगाला 


.करींल काय £ आकाह व नभोमेडळ यांत 
प: होत नाहीं; तर हें जें मंदिर मीं बांधिळें आहे यांत 





हे परभेश्वरा, इत्लाएलाच्या देवा, आकाझांत व एथ्वीवर 
तुत्यासमान कोणी. देव नाही; जे तुझे सेवक जिवेंभावे . 
तुश्यासमोर वर्वेतात त्यांच्याशीं त॑ आपल्या करारा 
ब॒दयेनें व्ततोस. १५ जें वचन तुझा सेवक 
बाप दावीद यांस तूं दिलें तें तूं पाळिळे आहे; जे 





तूं आपल्या मुखाने बोललास तें तू. आपल्या हातानें पुरें 


केलें आहे; असी आज वस्तुस्थिति आहे. १६ तर आतां 


'हे इद्वाएलांच्या देवा, परमेश्वरा, तुझा सेवक माझा बाप 


दाबीद - यास ते. असें वचन दिलें होतें कीं तू मजसमोर 
वागत आलास त्याप्रमाणेंच तुझे वंशज आपली चाल 

चलणूक ठेवण्याची काळजी बाळगून माझ्या नियमानुसार 

चालतील तर माझ्यासमक्ष इस्याएलाच्या. राजासनावर 
असणाऱ्या तुझ्या कुळांतल्या पुरुषांची परंपरा कधीहि. 
खुंटाक्याची नाहीं; त्यास दिलेलें हें वचनहि तू. पुरें कर 

१७ हे. इस्राएलाच्या देदा, परसेश्वरा: जे वचन तूं. 
आपला सेवक दावीद यास दिलें होतें ते प्रचितीस येळ 

दे. १८ देव या भूतलावर मानवांबरोबर रोक र. 
तुझा 


तो कस! व्हावा 2 १९ तरी हे माझ्या देवा, परमेश्वरा, 


. | तुह्या सेवकाच्या प्रार्थनेकडे व याचनेकडे लक्ष दे 


तुझ. सेवक तुझा धावा करीत आहे व तुजपुढें प्रार्थना 
करीत आहे. तिच्याकडे कान दे. २० माझ्या नामाचा 
निवांस येथें होईल असें ज्या स्यलाविषयीं तूं. म्हटलं 
त्या ह्या स्यठाकडे, या मंदिराकडे अहोरात्र तुझी दृष्टि . 
असों: जी 'प्रोर्थना तुझा सेवक या स्थळाकडे तोंड करून 
करीत आहे ती ऐक. २१ तुझ्या सेवकांच्या विनवेणी- 
के आणिं' तुझे लोके इत्लाएल या त्यलाकडे तोंड करून 
विनवणी करंतीलं तिच्याकडे तूं कान दे; स्वगौतील तुझ्या 
निवांसस्थानांतून त. ती श्रवण कर आणि श्रवण करून 
अपंराच ' केल्यामुळे त्यास शपथ घ्यावयास लाविली, 
ऑणिं ती या मंदिरांत तुझ्या वेदीसंमोर त्यार्ने घेतली 


२३ तर तूं स्वगंलोकांतून ती. श्रवण कर; त्याप्रमाणे 


घडवून” आण; आपल्या सेवकांचा न्याय करून दुषांची 


| |. & १4 


२ इतिहास 


अं०.४२३--४२३ 





कृति त्याच्या दिरीं उठटेल असें त्याचें पारिपत्य कर; । ह्या मंदिराकडे तोंड :-करून प्रार्थना केली,. ३३: तर त. 


निदोंष्यास निदोंषी ठरवून त्याच्या निर्दोषतेप्रमाणे त्यासः 
फळ दे. २४ तुझे लोक इखाएल यांनीं तुजविरूदध पाप 
केल्यामुळे इत्रूपुढें त्यांचा मोड झाला व ते पुम : तुजकडे 
वळले, आणि तुझ्या नामाचा स्वीकार करून या मंदिरांत 
तुझी प्रार्थना. व विनवणी त्यांनीं केली, २५ तर तूं 
स्वर्गलोकांतून त्यांचें ऐक; तुझे लोक इख्लाएल यांच्या 
पापाची. क्षमा कर आणि जो देश तूं त्यांस व 
त्यांच्या पूर्वजांस दिला त्यांत त्यांस परत आण. 
२६ त्यांनीं तुजविरुद्ध, पाप .केल्यासुळें आकाशकपाटें 
बंद होऊन पजंन्यव्रृष्रि खुंटली तर अश्या प्रसंगीं 
त्यांनीं या त्थानांकडे तोंड करून प्रार्थना केली, . तुझ्या 
नामाचा . स्वीकार केला वः. तूं. त्यांस दीन.. केल्यामुळें 
त-.आपल्या पापापासून परावृत्त झाले, २७. तर तू 


स्वगंलोकांतून त्यांचें . ऐक. इस्राएळ तुझी .प्रजा, तुझे | त्यांच्य़ा 


सेंवक, त्यांच्या पापाची क्षमा कर, कारण ज्या सन्मार्गीनें 
त्यांनी चाललं पाहिजे तो .'तूं त्यांस. शिकवीत.. आहेस; 
हा जो देश तू आपल्या लोकांस वतन करून दिला. 
आहे त्यावर पर्जन्यव्रृ्ि कर.. २८ या देशावर दुष्काळ 
मरी,. शेते. करपून. टाकणारा वारा अथवा भेरड, टोळ 
अथवा माकतोडे हीं आलीं, अथवा , शत्रूंनी ..त्यांच्या 
एकाद्या. शहरास वेढा घातला अथवा दुसरी कोणतीहि 
आपत्ति अथवा. रोग. त्यांजवर आला, २९ तर एकादा 
इस्राएल किंवा तुझे सगळे इद्लाएल. लोक आपणांस होणारे 
केश किंवा दुःख ओळखून जी प्रार्थना किंवा विनवणी 
आपले हात. या. मंदिराकडे पसरून करितील, २ ती 

स्वगातीळ. आपल्य़ा निवासस्थानांतून ऐक, त्यांना 
क्षमा कर; प्रत्येकाचे मन ओळखून त्याच्या सव वर्तना- 
- श्रंमाणे . त्यास .फळ द: कारण. सव मानवजातीची मने 


आपल्या स्वर्गातील .निवासस्थानांतूतं ती ऐक व हा 
परदेशीय ज्या कशासाठी तुझा धावा करील सै कर; 
म्हणजे या - भूतलावरील - सवे देशव्वे “लोक तुझें नाम 
ओळखून -तुझ्या- इस्राएळ लोकांप्रमाणे तुझें भय बाळ- 
गितील आणि मौीं जें. हे मंदिर बांधिले आहे त्यावर 


तुझें नाम आहे. हें त्यांस कळून येईल. ३४ तुझे लोक 


तूं. पाठविश्ीळ तिकडे आपल्या शत्रूंशी सामना करण्यास 
जातील आणि तूं निवडलेल्या या. नगराकडे व. तुझ्या 
नामाकरितां -मीं :चांधिलेल्या या मंदिराकडे तोंड करून 
तुझी . प्रार्थना. करितील, ३५. तर तूं स्वर्गातून त्यांची 
प्रा्श्रना व विनवणी ऐक व त्यांस. न्याय दे. ३६ त्यांनीं 
तुजविरुद्ध पाप केलें, ( कारण पाप करीत नाहीं असा 
कोणीच ,नाहों, ). व तूं त्यामुळें क्रोधाविष्ट “होऊन त्यांस 

च्या ..शत्रूच्या.. हातीं द्रिळे आणि त्यांनीं त्यांस 


, जवळच्या अथवा दूरच्या देशीं पाडाव करून. नेले, 


$७ तर ज्या देशांत त्यांस पाडाव करून नेलें असेल तेथें 


: ते. विचार करेतील आणि आपणांला. पाडाव . करून 


नेणार्‍या लोक्रांच्या. देशांत. तुजकडे वळून तुझी 
विनवणी करून म्हणतील, आम्हीं पाप केलें आहे. 
आम्ही कुटिलतेनें वायली. आहों, आम्हीं दुराचरण 
केलें आहे; ३८ आणि ज्यांनीं त्यांस पाडाव करून नेलें 
त्या त्यांच्या शत्रंच्या देशीं ते तुजकडे जिवेंभावें . वळून 
आपल्या पूर्वेजांस दिलेल्या देशाकडे, तूं. निवडलेल्या 
नगराकडे, तुझ्य़ा नामाकरितां मीं बांधिलेल्या छ्या 
मंदिराकडे तौंड करून तुझी प्रार्थना करितील; ३५ तेव्हां 
तूं आपल्या स्वर्गातील निवासस्थानांतून त्यांची प्रार्थना 
व विनवणी ऐक; त्यांस न्याय दे; तुझ्या लोकांनीं तुझ्या- 
विरूद्ध पाप केलें असेल त्यांस क्षमा कर. ४० तर आतां 
हे. माझ्या. देवा, /जी'ग्रा्थना ते. या. त्यानी करितीठ 





अ० ६४४२-५७१९ 





. तोंड मागें फिरवू नक्रो;. तुझा सेवक 
दावीद याच्यावर दया करून जीं कृत्यें तूं केलीं त्यांचें 
स्मरण कर. ठी 
१ शालमोनार्ने प्रार्थना करणें संपबिल्यावर स्वर्गा- 
१9 तत अभीने येऊन होमबलि व यज्ञबलि भस्म केले; 
आणि परमेश्वराच्या तेजाने ते मंदिर भरून गेले; 
२ याजकांस परमेश्वराच्या मंदिरांत जातां येईना, कारण 
परमेश्वराच्या तेजाने ते भरून गेळें होते. ३ अभि 
खाली आला आणि परमेश्वराचे तेज मंदिरावर फाकले 
तेव्हां सर्वे इ्लाएह लोक तें पाहत . राहिले; जमिनी- 
वरल्या फरसवंदीपर्यंत त्यांनी आपलीं मुखें लववून 
नमन केळें आणि परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया 
सनातन आहे असें म्हणून त्यांनीं त्याचें उपकारस्मरण 


केलें. ४ मग राजाने व सवे लोकांनीं परमेश्वरासमोर . 


यज्ञबलि ऑर्पिळे. ५ शलमोन राजानें बावीस हजार 
वेळ आणि एक लक्ष वीस हजार मेंढरे यांचा यज्ञ 


केला. अश्या रीतीर्ने राजानें व सवे लोकांनीं देवाच्या 
६ याजक आपजपल्या. 


मंदिराचे प्रतिष्ठापन केलें. 
स्थानीं उभे राहिले; परमेश्वराची दया सनातन आहे 
असें लेव्यांच्या द्वारें परमेश्वराचे उपकारस्मरण करण्या- 
साठीं जीं वादे दावीद राजानें परमेश्वरा्रीत्यर्थ केलीं 
होती ती घेऊन लेवीहि उभे राहिले; त्यांच्यापुढे याजक 
करणे वाजवू लागले आणि सवे इस्माएलं लोक उभे राहिले. 
७ त्या दिवशीं राजानें परमेश्वराच्या मंदिराच्या पुढल्या 
अंगणाचा मध्यभाग पवित्र करून तेथें होमबलि, 
अन्नबलि आणि शांत्यपणांची वपा अर्पिठी; कारण 
शलमोनाने केलेल्या पितळेच्या वेदीवर होमबलि, अन्न- 
बलि आणि वपा यांचा समावेश. होईना. ८ त्या 
प्रसंगी शलमोनाने व. त्याच्याबरोबर सवे इस्राएल 
लोकांनीं सात दिवस ह्या असा महोत्सव केला; 
हृमाथाच्या ... घाटापासून.... मिसराच्या नाल्यापर्यतच्या 
इख्लाएलांचा, -मोठा जमाव. जमला .होता. ९.- आठव्या 
दिवशीं. त्यांनीं.:उत्पवाचा समारोप. केला; त्यांनीं वेदीच्या 
समर्पेगाप्रीत्यर्च सात दिवस. व. उत्सवाप्रीत्यथ खात्त दिवस 


२ इतिहास 


पाळिळे. १० राजार्ने सातव्या महिन्याच्या तेबिसाव्या 
दिवशीं लोकांस : आपआपल्या . डेऱयांकडे जावयास 
निरोप दिला; परमेश्वराने दाविदावर,. शलमोनावर व 
आपल्या इस्यएल प्रजेवर जी कृपा केली होती तीमुळे 
ते आनंदित, हर्षितवित्त झाले होते. 

११ या प्रकारे. शलमोनानें परमेश्वराचे मंदिर व 
राजमंदिर बांधण्याचे संपविळे॑ं आणि परमेश्वराच्या 
मंदिरांत व आपल्या मंदिरांत जें. कांही करावयाचें 
त्यातें मनांत योजिठें होतें तें त्यार्ने उत्तम प्रकारें 
सिद्धीस नेळें. १२ परमेश्वर शलमोनास रात्रीं दर्शन 
देऊन म्हणाला, मीं तुझी प्रार्थना ऐकली आहे. आणि 
हें ग्रह. यज्ृगरह व्हावे म्हणून मी आपल्याकारितां 
निवडिलें आहे. १३ पजेन्यवृष्ि होऊं नये म्हणून मीं 
जर आंकाशकपाटें बंद केलीं, किंवा जमिनीचा उपज 
फ्त करण्यासाठीं टोळधाड पाठविली, किंवा आपल्या 
लोकांमध्ये मरी पाठविली, १४ तर माझें नाम ज्यांस 
दिलें आहे त्या माझ्या लोकांनीं दीन होऊन माझी 
प्रार्थना केली आणि माझ्या दठीनाविषयीं उत्सुक होऊन ते 
आपल्या दुष्ट मार्गापासून परावृत्त. झाले तर मी स्वर्गातून 
त्यांची विनंति ऐकून त्यांच्या पापाची त्यांस क्षमा करीन 
व त्यांच्या देशांतून केरा नाहींसे करीन. १५ जी प्रार्थना 
या स्थानीं करण्यांत येईल तिच्याकडे माझे डोळे उघडे 
राहतील व माझे कान लागतील. १६ ह्या मंदिरी माझें 
नाम वर्वकाळ राहावें म्हणून मीं हें निवडून पवित्र केलें 
आडे; माझे नेत्र व माझें मन हीं येथें सतत लागलेली 
राहतील. १७ जर तूं आपला बाप दावीद याच्याप्रमाणें 
खऱ्या मनानें माझ्यासमोर वर्तैलास, माझ्या सवे 
आज्ञांप्रमाणें वागलास, माझे विधि व नियम पाळिले, 
१८ तर इश्लाएलाच्या गादीवर आखढ होणार्‍या तुझ्या 
कुळांतल्या पुरुषांची परंपरा खुंटावयाची नाहीं असा जो 
करार मीं तुझा बाप, दावीद याच्याशी केला त्याप्रमाणें 
मी तुझें राजपद स्थापीन; १९ पण जर तुम्ही. बहकून 
जे. नियम व आज्ञा मीं तुम्हांस विहित केल्या 
आहेत त्या न पाळालळ आणि जाऊन अन्य .देवार्च 


४४9७० 


२ इतिहास अर उदश्पट रच 


यांबवरचे अधिकारी. होते. १० लोकांक हुकमत  चाल- 
.विणारे दालमोनाचे नायक अडीचरझे होते.: ११ मग 
शलमोनानें जें मंदिरे. फारोच्या ' कन्येसाठीं बोघिलें 
होते त्यांत तिला : दावीदपुराहून आणिरटे; तो म्हणाला, 
: ज्या. ज्या ठिकाणीं परमेश्वराचा कोश आला आहेती तीं 
स्थार्ने पवित्र होत; म्हणून माझी पत्नी- इद्चाएलाचा राजा 
' दावीद याच्या मंदिरांत राहतां कामा नये.. 

“१९ मग इलमोनाने देवडीसमोर बांधिलेल्या वेदीवर 
परमेश्वराप्रीत्यथ होमार्पण केलें; १३  मोझाच्या 
आज्ञेस. भनुसरून. नित्यबिधीप्रमाणें शाब्बाथवारीं, 
चंद्रदर्रीनी,: आणि बेखमीर भाकरीचा सण, सप्तकांचा 
सण व मांडवांचा सण या तीन नेमिलठेल्या वार्षिक 
सणांत.. तो होमबलि 'अर्पीत असे. १४ त्यानें आपला 
बाप. दावीद याच्या नियमानुसार याजकांच्या सेवेचे 
वे नेमिले . आणि . स्तुति करण्यास व याजकांच्या 
देखरेखीखाली. सेवाचाकरी. करण्यास त्याने ळेव्यांसहि 
प्रत्येक 'दिवसाच्यां विधीप्रमार्णे त्यांच्या त्यांच्या कामांवर 
नेमिले; प्रत्येक द्वारापाशीं द्वारपाळांच्या पाळ्या ठरविल्या: 
कारण देवाचा माणूस. दावीद यानें अज्ञीच आज्ञा. केली 
होती. १५ -भांडारांसंबंधाने अथवा. अन्य कोणत्याहि 
बाबतींत रांजानें याजक व लेवी यांस जी आज्ञा दिली 
होती ती ते. अवसानीत नसत. १६ परमेश्वराच्या 
मंदिराचा पाया घातला तेव्हांपासून तें पुरे होईपर्यंत 
नगरें आणि त्यांचे रथ व स्वार ठेवण्याची नगरें या सवाची | शलमोनाचें .सर्बे काम सिद्धीस गेलें. अश्या प्रकारें 
मजबुती केली; त्याप्रमाणेंच. यरुदालेमांत, लबानोनांत व । परमेश्वराचे .मंदिर पुरें झालें. 
आपल्या . राज्याच्या सवे प्रदेशांत जें कांहीं शलमोनाला |. 39 मग हाल्मोन अदोम देशांत * समुद्रतीरीं 
बांधकाम करावेसे चाटले तें सवे त्यात केलें. ७ हित्ती, | एस्योन-गेबेर व एलोथ या नगरांत गेला. १८ हूरामानें 
असोरी,. घरिज्जी, . हिव्जी व मबरूसी  यांच्यांतळे जे;अव- | त्याजकडे :.:आपल्या. सेवकांच्या :-:हातीं . गलबते. व 
शिष्ट: लोक इस्लाएल' छोकांपकी नव्हते  £< त्यांचे काँदी. | दर्योबर्दी ठोकः:कठविळे; त्यांनी* शलमोनाच्या कामदारां- 
वंशज: त्यांच्या पत्चात. देशांत.-राहून 'गेडे-होते धं त्यांत | बरोबर ओझिसस जाऊन चारशे येकास 'किकार सोनें 
इस्ाएर- लोकांच्यानें अगदी, “अष्ट: “करवे. नव्ह्ते; । सळुमोनास-शाणून; 
अशांवर -. दाळमोनानें, - वेरचिगार,. -असविडी; : झाजवा | :४1-: “१ झालंमोनाची 'क्रीर्ति झाळी ती. ऐकून :शवाची 
तसेंच चाललें आहे. <- ९ इलाएळ 'ोकामरिकी :जोबा* | 'दे.:रानी: सेव -मोठा,-ल्वाजमा; घेऊन. आणि व्रिपुळ 
सहि शळमोनानें आपल्या- कामासाठी दाह . कडन :ठेबिले) >: तोने;:>भोलवुंलः रत्ने :व :करसाळे-उंरांवरः:लादून 
नाहीं; ते झोड, सरदार, सेनापति, रथ .ष' स्वार । कूटप्रश्नांनी त्याची परीक्षा पाहावयास .यरुशलेमास. आलीं. 


४५७१ 

















उपासना अ. त्यांचें भजनपूजन कराल, २९०:तर जो 
देश मी इत्ाएल लोकांस दिला. आहे. त्यांतून त्यांचें 
- निमूलन करीन हँ जें मंदिर मीं. आपल्या 
पबित्रन केळे आहे ते माझ्या नजरेआड 

करीन; आणि ते इतर “सरव. राष्ट्रांत दृ्यंताचा व 
निंदेचा विषय करीन; २१. आणि हें मंदिर 'उच्ध 
स्थानीं. राहील तरी याच्याजवळून जाणारेयेणारे चकित 
होऊन म्हणतील, - परमेश्वराने या देशाचें व. या 
मंदिराचे असें काँ केळें2 २२ तेव्हां लोक म्हणतील, 
त्यांच्या वाडवडिलांचा. देव परमेश्वर ज्यानें त्यांस मिसर 
देशांतून आणिलें त्यास सोहून ते अन्य देवांच्या नादास 
लागले व त्यांचें भजनपूजन व॒ उपासना करू लागले 
त्यामुळें त्याने. ही. सवे. विपत्ति. त्यांजवर आणिली आहे, 
: *१ इ्वलमोनास. परमेश्वराचे मंदिर व आपलें 

€८ मंदिर बांधावयास वीस श्वर्षे लागलीं.. २. त्यानंतर जीं 
“नगरे . हूराम यानें शलमोनास दिलीं ..होतीं त्यांची 
स्यानें. मजबुती केली. व तेथें इत्लाएल लोकांस वसविले. 
३१ मय दालमोनाने हमाथ-्सोबा 'नगरावर चाल करून 
ते हस्तगत केलें. ४ त्याने रानांतील. तदमोर आणि 
हमाथांतीठ, सर्च . भांडारनगरें यांची मजबुती केली. 
५ त्यानें वरचे बेथ-होरोन व खालचें बेथ-होरोन ह्या 
दोन्ही तटबंदी नगरांची मजबुती कोट, वेशी व अडसर 
यांनीं केली; ६ बालाथ नगर, शलमोनाचीं सर्व भांडार- 





अ० ९१-९५ ८ 





आस्यावर आपल्या मांत. जें कांहीं 
होतें तें सर्व ती 'त्याजपुढें बोल्ली. २. शलमोनातें 


तिच्या सवे :प्रश्नांची उत्तरें दिली; त्यानें तिला उलगडा. 


करून सांगितली नाहीं. अक्षी एकहि गोष्ट नव्हती. 
३ शलमोनाचें सगळें शहाणपण, त्यानें बांधिलेळें मंदिर, 
४ त्यांच्या . मेजवानीचीं पक्वान्ने, त्याच्या कामदारांची 
आसनें, त्याच्या मानकऱ्यांची खिदमत व त्यांचे पोषाक 
त्याचे प्यालेबरदार व त्यांचे पोषाक आणि परमेश्वराच्या 
मंदिरांत चद्वन जावयाचा त्याचा तो. जिना, हीं सगळी 
पाहून ती. गांगरून गेली. ५ ती राजास म्हणाली, 
आपली करणी व ज्ञान यांविषयींची कौर्ते मीं 
आपल्या देशीं ऐकली ती खरी आहे; ६ तथापि मीं 
येऊन प्रत्यक्ष डोळ्यांनी, पाहिल्याशिवाय या गोष्टींचा 
मठा विश्वास येईना; आतां पाहावें तों आपल्या ज्ञानाची 
अर्थीहि थोरवी. माझ्या कानीं आली नव्हती.. आपली 
कौर्ति झाली आहे तीहून आपण अधिक आहां. ७ धन्य 
आपले लोक, धन्य हे आपले सेवक; त्यांना आपल्यासमोर 
सतत. तिष्ठत राहून आपल्या शहाणपणाचा लाभ घडत 
असतो. ८ धन्य आपला देव परमेश्वर; त्याने आपणावर 
प्रसन्न. होऊन आपल्या वतीने आपण राजा व्हावें 
म्हणून आपणाला : आपल्या गादीवर स्थापिले आहे; 
आपल्या. “ 'देवानें इस्राएलाव्र प्रेम करून त्यांची 
कायमची स्थावना करण्याचें म्हणून न्यायत्चें व 
धर्माचें पालन करण्यासाठी. त्य़ाने आपणाला राजा केलें 
आहे. ९ तिनें राजास एकशे. वीस किक्कार सोनें: 
विपुल . सुगंधी दव्यें. व बहुमोल रत्ने नजर केली; 
शबाच्या संणीर्ने शरूमोन राजास जीं सुगंधी दवव्यें 
नजर. केलीं त्यांसारखीं पुनः कधीं कोठून आलीं 
नाहोंत. १० हूरामाचे. कामदार ओफीर येथून सोनें 
आणग्रीत, - त्याप्रमार्णेचे - रक्तचंदनाचे “लाकूड आणि 
बहुमोल रत्नेहि आणीत. ११ राजानें रक्तचंदनाच्या 
. लाकडाचे परमेश्वराच्या मंदिराला व राजवाड्याला 


चबुतरे केले; त्याप्रमाणेंच गाणाऱ्यांसाठीं. त्याच्या. वीणा |. 
र -घोडे व रथ यांचीं चार हजार ठाणी. होतीं;. त्याच्या- 


व सारंग्या बनविल्या; असल्या वस्तु त्यापूर्वी यहूदा 
देश्यांत पाहण्यांत आल्या नव्हत्या. १२ शबाच्या रागीनें 





. तिच्या मनीषेप्रमाणें दिलें; सिवाम दिने 


. सहासष्ट किक्कार भरे, १४. याखेरीज आणखी. 
' व व्यापारी आणीत; आणि अरबस्तानचे सर्व राजे व. 


२ इतिहास 





जें जें मागितले तेते सगळें दालमोन राजानें 
आणिला होता त्याच्या इतक्या मोलाची' 


दिली. मग ती. आपल्या परिवारासह स्वदेशी 
१२३ प्रतिवर्षी. झलमोनाकडे सोनें येडे 


देशाचे. सुभेदार ठझालमोनाकडे सोनें चांदी आणीत. 


हि. 


; प्रत्येके लहान ढालीस 
तीनशे शेकेल सोनें लागलें; राजानें या ढाली. लबानोन 
वनगृहांत ठेविल्या. १७ राजानें एक मोठें हस्तिदंती 
सिंहासन बनविले, व तें शुद्ध सोन्याने मढविलें.. 
१८ सिंहासनास सहा पायऱ्या आणि सोन्याचे वादयीठ 
हीं लाविली; सिंह्यासनाच्या दोन्ही बाजूंस हात होते, व 
ह्या दोन ह्वातांच्या बाजूंला दोन सिंह केले. १९ त्या सह्या 
पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजुंस एकेक सिंह असे एकंदर बारा 
सिंह केले; . दुसऱ्या कोणत्याहि . राज्यांत यासारखे केलेलें 
सिंहासन नव्हते. २० शलमोन राजाचीं. सर्वे पानपात्रें 
सोन्याची होतीं; लबानोनी वनगृहांतील सवे पात्रें शुद्ध 
सोन्याची होतीं; शलमोनाच्या बेळीं चांदीला कोणी 
क्चिरीत नसे. २१ हूरामाच्या कामदारांबरोबर राजाची 
जहाजें तार्शीशास जात असत; तीन तीन वर्षांनीं हीं 


| तार्शीशास जाणारीं जहाजें सोने, चांदी, हस्तिदंत, वानर 


व॒मोर आणीत असत. २२ शलमोन राजा धन व 
शहाणपण या बाबतींत प्रथ्वीवरल्या सर्व राजांडून श्रेष्ट 
होता. २३ देवाने शलमोनाच्या ठायी. शह्ाणपण ठेविलें 
होतें ते ऐकण्यास अखिल पृथ्वीबरले राजे त्याच्या. 
दे्शनास येत. २४ प्रत्येक मनुष्य चांदीचीं वः सोन्याची 
पात्रे, उंची वसे, रखे, सुगंधी दव्ये, घोडे व खेचरे यांचा. 
नजराणा वर्षानुवर्ष आणीत असत. २५ झइालमोनाचे 


जवळ बारा इजार राऊत होते; त्यांतळे कांही, रथ. 


४०9७२ 


*:' आमच्यावर 





ी 2 नगरांत व कांहीं यरुकालेमांत आपल्याजवळ 
स्वार्ने 'ठेविठे. २६ फसवत नदापासून पल्िटिचांचा देश 
ब: मिसर देशाची सरहद्द येथवरल्या सवे राजांवर 
- स्याचें असे. २७ राजानें यरकाळेमांत चांदी 


घोंख्यांप्रमाणें आणि गंथसरू तळवटींतल्या उंबरांच्या । | 


झाडाप्रमार्णे विपुल केळे. २८ लोक मिसराहून व इतर 


केळे. . ३१. शलमोन 'आपल्या : पितरांजवळ : ऑऊन |! 


भर शः २५-१० ३११७ 
ऱ 


म यमान 


_ निजला व त्यास त्याचा. बाप दाबीद याच्या नगरांत |आसुडांनी'ताढन 


पूठलाती दिली; त्याचा पुत्र, रहबाम त्याच्या जागीं ता 


दजा झाला 


१ रंहबाम झखेमास गेला, कारण त्यांला . 


६ ७ राजा करण्यासाठीं सर्व इल्लाएऊ तेथें गेले होते 
२ नबाटाचा पुत्र यराबाम हा शलमोन राजा: 
समोरून पळून जाऊन मिसर देशांत राहिळा होता तेथें 
त्यानें हें ऐकले. ३ मग: लोकांनीं त्याला. बोलावून 
आणिलें; तेव्हां यरावाम व इस्लाएलाची सर्वे मंडळी 
रहेबामाकडे येऊन म्हणाली, ४ आपल्या बापाने 
जू ठेविलें होतें ते भारी होतें; तर आतां 

आपल्या. बापाने आम्हांवर लादिलेलें कंठिण दास्य व 
जू हलके करा आम्ही आपले ताबेदार 
५. त्यांने त्यांस सांगितळें, आतां जा आणि 
दिवसांनीं मजकडे परत या; हें ऐकून ते गेले. 
६ रहबाम राजानें आपला बाप शलमोन जीवंत असतां 
जे शद्ध मनुष्य त्याच्या पदरी होते. त्यांचा सह्ला 
घेतला; तो म्हणाला, या लोकांला उत्तर देण्याच्या 
बाबतींत तुंम्ही मला काय मसलत देतां ? ७ ते त्यास 
'म्हणांले, आपण या लोकांवर मेंहरनजर कून यांस संतुष्ट 
राखाळ आणि मधुर शब्दांना उत्तर द्याल 


आपल 
भारी 
होऊं 
तीन 


असें राजानें. त्यांस सांगितलें होर्ते त्याप्रमाणे तिसऱ्या 
यराबांम व सगळे लोक रहबामाकडे आले. 
राजाने त्यांस कठोरपणाने जबाब 
पुरुषांचा सल्ला टाकून १४ त्या 
तरुण पुरुषांच्या : -सल्लथाप्रमाणें तो :. त्यांस म्हणाला, 
माझ्या... बापाने: तुमच्यावर भारी अ लादिलें होतें, 
पण मी तें अधिक भारी करणार; माझा बाप तुम्हांस 
असुडांनीं. ताडन करीत असे, तर मी तुम्हांला विंचवांनी 
ताडन करीन. १५ या प्रकारे राजानें लोकांचें 
ऐकले नाहीं; याचें कारण हेंच कीं जें वचनं परमें 
श्वरानें दिलोकर. अहीया याच्याद्वारे नंबाटाचा पुत्र 
यराबाम यास दिलें होतें तें पूर्ण व्हावें अक्षी देवांची 
योजना होती. . १६ राजा ऐकत नाहीं हें पाहून 
सगळ्या इक्लाएल ' लोकांनीं त्याला म्हटलें, दाबिदाचें 
आम्ही काय लागतो ६ इशायाचा पुत्र आमचा वतन- 
भाग नाहीं; हे. इल्लाएठा, आपल्या डेऱ्यांकडे 'वालता 
हो; दाविदा, आतां तू आपलें धर संभाळ. मम सवे 

इत्लाएलळ लोक आपापल्या डेऱयांस चालते झाले. १७ जे 
इस्लाएकळ लोक यहूदाच्या नगरांत वस्ती करून राहिले 


४9७३ 


अ० १०५१५७--१२:३ 


कााचटटाडटटटाललटाकटर्टलल कटक णोणफटटाट्यणपणणणणणर टा 


राजालें वेढीस:- ठाविलेल्या ठोकांची देखरेख करणारा 
हदोराम यास प्राठविटे;. ऱ्यास .इद्लाएल..लोकांनीं दगड- 
मार. कलन ठार :केळें. इकडे रहबाम राजा तवरेतें 
अप्पल्या “रथात “असून यर्झलेमास- पळून गेला. 
- 3०” या अकारें इंखाएल लोकांनीं. दाधिदाच्या घराण्याशी 
फितुरी केली ती क्याजवर चालू आहे. । 
- "5-१ यडदंलेमास आल्यावर रहेब्ससाने यहूदाचा 
१ ९ १. :करयांमिनाचा वंश - यांतून :- एकंदर : एक 
... :स्ल.. ऐशी :..हजार निवडक योडे जमा - केले 
इद्चाएलाती: छढाडे--करून रहबामाच्या हाती राज्य परत 
यावें असां;ह्यांत हेतु. होता; ..२., तेव्ह “देवाचा:माणूस 
शमाया ग्रास «परभेथराचें. असें ब्रचन५आ्रांपत.' झाठे.,क्री 
३ यहूदाचा: रस्ता शलमोयपुत्र::.रहवत्म;: यहूदा ब 


बन्यामीन गंच्या कुळांतले सर्व इल्लाइल लोक र्‍यांस:अर्शें 


सांग, ४ परमेश्वर: म्हणतो, आपल्या बांधवांवर स्त्रारी 


राहू. लागला “आणि. यहूदाच्या. संरक्षणासाठीं त्याने पुढील 
तटबंदीर्ची . नगरे - ह्रॉथिलीं2 ६. .-बेथलहेम, एटाम, 
त्तकोवा, ७. नेथ-सूर,: शोखो, अदुलाम, < गथ, भारेशा, 
सीफ, . ९ अदोरइम;: लाखीश, अजेका, १० सोरा, अया- 
: लोन व हेग्रोन हीं यहूदांतलीं व बन्यामिनांतलीं तटबंदीची 
नगरें त्यानेःबांधिलीं. ११ त्यानें आणखी दुर्गांची तटबंदी 
केली व त्यांवर नायक नेमिले. आणि त्यांत. अन्नसामम्री, 
तेल व द्राक्षारस यांचा सांठा. केला. १२९ मग प्रत्येक 
नगरांत त्याने. ढाली व भाले:.यांचा पुरवठा. करून त्यांस 
अधिक मजबुत्ती आणिली. यहुदा. व :-बन्यामीन हे तर 
त्याचेच . होते. १३२ अखिल इस्ाएलांतील याजक व 


-आपलेच याजक नेमिले. 


२ इतिहास 
होते त्यांजवर मात्र रहबामाने राज्य केळे. . १८ रहबास । यराबाप घ. त्याचे पुत्र यांनी त्यांस घाळयून  दिठें 











होते. १५ - यराबामानें उच्च .स्थानांसाठी, बोकडांच्या 
मूर्तीसाठी व त्यानें : केलेल्या वासरांच्या मूर्तीसाठी 
१६ इस्राएलाच्या सर्ब 
वंशांतळे जे लोक, इस्ताएलाचा देव परमेश्वर याच्या 
भजनीं :मनोभावे लागले होते ते सवे आपल्या 
वडिलांचा देव परमेश्वर यांच्यासमोर बलि अर्पण 
करण्याकरिता. - लेव्यांच्या मागून यस्दाळेमास आले. 
१५७ . या अकारें त्यांनीं यहूदाचें राज्य . स्थिर-. करून 


शलमोनाचा पुत्र रहबाम यास तीन वर्षे बळकट केलें; 


ते....तीन... वर्षेपर्यत-<दावीद थ- शलमोन. यांच्या मार्गोने 
जाळले... १८.. : रहबामार्ने दाषीदपुत्र यरीमोथ .. आणि 


इशायपुत्रे अलीयाब याची कन्या अबीहईल.यांजपासून झाले- 


छी. महलथ. हिजलीं:विवाह केला; १५९ तिच्या पोटीं त्यास 
ययजंश; शमर्‍या व जाहम हे पुत्र झाले. २० तिच्य'गागून 


श्रेयाने अबशालोमाची. कन्या माका बायको केली; तिच्या 
परत | पोटीं त्यास अवीया, अत्थय, जीजा व रालोमीथ हीं मुळें 
'| झालीं. :२१ रहुबाम आपल्या सर्वे पली व उपपत्नी 


यांहून अक्शालोमाची कन्या. *माका हिजवर अधिक 
प्रीति करीत असे; त्यानें अठरा पल्ली त्र सात उपपत्नी 
केल्या, व..त्यासं अश्रावीस पुत्र व साठ कन्या झाल्या. 
२२ रहबामाने. माकाचा पुत्र अबीया यास त्याच्या 
सवे: वंघुंखर्घ्ये. मुख्य व सरदार नेमिले; त्यास राजा 
करावे असा त्याचा मानस होता. २३ तो. मोठ्या 
चतुराईने वतेला; त्यानें आपल्या. सवे पुत्रांस यहूदा व 
बन्यामीन यांच्या सवे प्रदेशांतील प्रत्येक तटबंदी 
नगरांत निरनिराळे ठेबिळें व त्यांस खाण्यापिण्याची 
विपुल सामग्री. पुरविली व पुष्कळ बायका कशन दिल्या. 
१ रहबामाचें राज्य स्थिर झाळें व तो फवळ 

१ ९ झाटा तेव्हां त्यानें व त्याजबरोबर. सवे 
इस्लाएलांनीं परमेश्वराचे नियमशाक्ल सोडून दिलें. 


केवी आपले सवे प्रदेश सोडून त्याजकडे. गेले. १४ या । २ त्याच्या कारकीर्दीच्या पांचव्या वर्षी मिसर देशाचा राजा 
अकारें सवे इल्लाएलांत ठेवी. आपलीं. क्षिव्रारे व. वतनें | शिझक. यरुदालेमावर -चाळ करून आला; कारण त्यांनीं 
सोहून यहूदा व. यरुदाळेम . येथे. आळे; कारण त्यांनीं .| परमेश्वराचा अपराध केला. ३ बारादें रथ व साठ हजार 
परमेश्वराप्रीत्यर्थ - -याजकांचें.. काम, करू. नये म्हणून । स्वार घेऊन त्यानें यरकाठेमावर स्वारी केली; मिसरांदन 


४७४ 


२ इतिहास 


अर :१२:३-१३५ 





त्याजबरोबर लबी, सुकी व कूक्ी हे लोक आलेते 
* असंख्य होते. ४ यहूदाचीं तटबंदी नगरे घेत घेत तो 
यंरुशलेमापर्येत आला. ५ तेव्हां रहवाम व यहूदाचे 
सरदार . शिकाच्या भीतीनें यरळालेमांत एकत्र मिळाले 


असतों त्यांजकडे शमार्‍या संदेष्टा येऊन म्हणाला, परमेश्वर . 
म्हणतो, तुम्ही मळा सोडिले म्हणून मीहि तुम्हला . 


खोहूंन तुम्हांस शिशकाच्या हातीं दिलें आहे. ६ तेव्हां 
इक्लाऐलाचे सरदार व राजा हे दीन झाले. व म्हणूं लागले 
कीं परमेश्वर न्यायी आहे. ७ ते दीन झाले आहेत असें 
परमेश्वराने पाहिलें ' तेव्हां परमेश्वराचे वचन शमायास 
श्रात्त झालें कीं. ते दीन झोळे आहेत यास्तव मी त्यांचा 
नाश करणार नाहीं; मी. “लवकरच त्यांचा 'बचांद 
करीन; माझ्या क्रोधाचा वर्षोर्दे दिशकाच्या' हस्ते मी. 
यख्शलेमावर करणार नाहीं. ८ माझी सेवा वं 
श्तर. देशांतील राजांची सेवा यांतील भेद त्यांस 
कळावा म्हणून ते त्यांचे अंकित होतील. ९ मिसर 
देशाचा राजा शिशक यानें यस्कालेमावर स्वारी 
केली; त्याने परमेश्वराच्या मंदिरांतील व राजवाल्यांतोल 
सर्व भांडार लटून नेलें; शलमोन राजाने ज्या सोन्याच्या 
हाळी केल्या होत्या. त्याहि त्यानें नेल्या. १० रहबाम 
राजानें. त्यांच्याऐवजी पितळेच्या ढाली. बनविल्या आणि 
रांजाच्या स्वारीपुढें धावणारे जे राजवाब्याची रखवाली 
करीत असत त्यांच्या स्वाधीन त्या केल्या. ११ राजा 
परमेश्वराच्या मंदिरांत जात असे तेव्हां हे धावणारे 
त्या ढाली घेऊन पुढें चालत आणि मग्ग त्या आपल्या 
चौकींत आणून ठेवीत.. १२ रहबाम दीन झाला तेव्हां 
परमेश्वराचा त्याजवरचा कोप शमला; त्यानें त्याचा 
“पुरा नाश केला नाहीं; शिवाय यहृदाच्या ठायीं कांदीं 
चांगल्या गोष्टी अद्यापि राहिल्या होत्या. १३ या प्रकारें 
रहबाम राजाने यसुद्ळेमांत आपली मजबुती करून 
तेथें रॉज्य केटें; रहबाम राज्य करू लागला तेव्हां 
तो एकेचाळीस वर्षांचा होता, व. परमेश्वराने आपल्या 
नामाच्या निवासासाठी म्हणून अते यरुदालेम नगर 
सवे इस्रोएल वंश्यांतून निवडून घेतलें होतें तेथें त्यानें 
सतरा * वर्धे सज्य केळे; त्याच्या आईचे तांव नामा 


'ती अमोनीण होती. १४. जें. बाईट: ते त्याने :केळें, 
कारण परमेश्वराच्या भजनी त्यानें चित्त लाक्‍टिं- नाहीं. 
१५ रहबामाचीं ' अथपासून इतिपर्यंत शत्ये शमाया 
सेदेा व इद्दे द्रा यांच्या बखरींत वंद्यावळ्यांच्या ' कमा- 
चुसारंलिहिलेली , आहेत, नाहींत काय? रहबाम व 
खोंबास यांच्या नेहमीं लढाया. चाळू असत. १६ रह- 
बामं आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला; त्यास 
दावीदपुरांत मूठमाती दिंली; त्याच्या जागीं. त्याचा 
पुत्र अबीया राजा झाला. 
१ यराबामाच्या कारकीदीच्या झटरोंष्सावर्षी- 
]- अबीया येहूदावर राज्य करू लागला. २: यानें 
यरकलेमांत तीन वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचे 
नांव . मीखाया; ही गिबा येथील उरीएल यांची कल्या. 
अबीया व यरावाम यांची लढाई झाली. ३ अबीया 
मोठमोठ्या लढवय्यांचें चार लक्ष सैन्य घेऊन लढाईस 
उंभा राहिलो; इकडे यराबाम मोठे द्र वीर असे 
निवडक आठ लक्ष पुरुष घेऊन त्याच्याशीं सामना 
करावयाचा व्यूह _ रचून सिद्ध झाला. ४' अबीया 
एफ़ाइमाच्या सॅमाराइम पहाडावर 'उभा 
राहून बोलला, . हे यराबामा, अहो सवे इल्लाएलांनो, 
मार्च - ऐका; ५ हइस्ाएलाचा देव. परमेश्वर यानें 
दाविदाला व त्याच्या वंदजांना इख्वाएलाचें राज्य मिठाचा 
करार करून सर्पकाळचें दिळें आहे, हें तुम्हांस ककूं नये 
काय £ ६ दावीदपुत्र शलसोन यांचा सेवक नबाटपुत्रे 
यराबाम यानें आपलत्यां स्वामीवर उठून बँडावा केला 
आहे. ७ त्याच्यापाशी हलके व अधम लोक जमळे 
आहेत आणि शलमोनाचा पुत्र रहबान तरुण व अक्ल 
असून त्यांच्याशीं सामना करण्यास समर्थ नाहीं म्हणून 
त्यांनी त्याजशॉी लढण्यास कमर बांधिली आहे. 
८ आतां दाविदवंशजांच्या हातीं असछेळें परमेश्वराचे 
जें राज्य त्याशी तुम्ही विरोध करण्याचा विचार मांडिला 
आहे; तुम्ही एकवट होऊन तुमचा एक मोठा समुदाय 
झाला आहे. आणि यराबांमार्ने जीं सोन्याची वासरे 
तुमचे देव व्हावे म्हणून बनबिलीं तीं : तुमच्याजवळ 


। आहेत. ९ तुम्हीं परमेश्वराचे याजक जे. अहरोनाचे 


४७५ 


अ« १३ः५-१५:८ 


२ इतिहास 





बंहाज 'आणि लेवी त्यांस घालवून देऊन. इतर राष्ठांच्या 
लोकांप्रमाणे आपळे याजक केळे आहेत, हें खरें ना. 
कोणी एकाद्यार्ने गोऱ्हा व सांत एडके आणून स्वतांस 


संस्कार केल कीं जे. देव नव्हत त्यांचा तो याजक 
बनतो. १०. आमच्या छोकांचा देव परमेश्वर आहे. : 
आम्हीं . त्यास. सोडिले नाहीं; आणि. परमेश्वराची सेवा- 


चाकरी करणारे :जे.. याजक. आमच्यापाशी. आहेतः-ते 
अहरोनाचे. वेंशज-::आहेत आणि लेवीहि आपआपली 
कामें करीत आहेत. ११ ते. नित्य सकाळीं. व संध्या: 
काळीं: परसेश्वसप्रीत्यस..होमबलि व. सुगंधी धूप जाळि- 
तात; . ते छुद,आनंरेल्या मेजावर -समर्पिल-:भाकर --आंडि. 
तात;. सोन्याचा दीप्रवृक्ष व त्यावरचे. विने:दस्थ्ेज संध्या 
काळीं ते वजळतातः आम्ही आपल्य देव परमेश्वर स्री 
भाल पाळीत :अंस्रतो,' पण तुम्हीं त्याहा. सोडिले आहें. 
$२.. पाहू, :आमच्य़बसेबर, .:..आमच्यापुढें- :: -देव 
आहे; , 'तुमच्याविरूद. लोकांस. .इशारा.. देण्यासाठी: त्याचे 
याजक करणे . झतीं घेऊन असतात....इद्माएल .ळोकहदो, 
तुम्ही आपल्या :पूवेजांचा ..देव परमेश्वर. याजशी लढू 
नका; तुम्हांस यदा य़ावयाचें नाहीं. 9३.. तरी.. पण 
यराबामानें दबा. धरणाऱ्यांस वळसा घालावयास सांगून 
शत्रूच्या. पिछाडीस पाठविलें; या प्रकारें यहूदाच्या 
अघाडीस. ते होते. व. पिछाडीस दबा धरणारे.. हेते. 
१४. -य॒हूदी:-लोकांनीं मागें वंळून- पाहिलें तों. आपल्या 
पुढें व मागें .युद्ध होणार: असें त्यांस. दिसून .आठें, 
तेव्हां . त्यांनी परमेश्वराचा धावा केला आणि याजक 
करणे वाजवूं लागले. १५ - यहूदी लोकांनीं जयघोष 
केला; ते जयजयकार करीत असतां देवाने अबीया 
व॒यहूदा ग्रांच्यासमोर यराबाम व सवे इस्माएल 
यांचा मोड, केला. १६ इखाएल लोक यहूदासमोरून 
पळाले आणि. देवाने त्यांस त्यांच्या हातीं . दिलें. 
३७ अबीया व त्याचे लोक यांनीं त्यांची मोठी कत्तल 


उडविली; त्या दिवशीं इद्नाएलांतल्या पांच लक्ष निव- 


डक पुद्षांचा संहार झाला. १८ या प्रकारें इत्वाएल 
लोक त्या. प्रसंगीं चीत झाले, आणि यहूदी लोक प्रबल 
झाले, कारण त्यांनीं. आपल्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर 


याजवर भिस्त ठेविली होती. १९ अबीयानें यराबामाचा 
पाठलाग करून. बेथेल, यशाना व एफ़ान हीं नगरें 
त्यांच्या आसपासच्या ग्ांवांसहित :काबीज. केलीं. 
२७ भबीयाच्या कारकीदीत यराबाम पुनः कांहीं साव- 
इला. नाहीं; परमेश्वरानें त्यास ताडन केल्यामुळें. तो 
मत्यु .पावला. २१: अबीया. प्रबळ झाला; त्यानें चोदा 
ब्रामका केल्या आणि त्यास बावीस पुत्र व सोळा 
कन्या झाल्या. . २२ अबीयाचीं वरकड कृत्यें,.. त्याची 
चालचळशूक व त्यांचीं वचनें ही संदेष्टा. इद्दो - याच्या 
बल्नरीच्या पुस्तकांत लिहिलेली आहेत. रो 
. _. :'१- अबीया हा आपल्या: पितरांजवळ जाऊन 
१४ निजला, :त्यांनीं-त्यांस्‌ दावीदपुरांत -पुरिळें आणि 
त्याचा: पन्न आसा. हा त्याच्या जागीं राजा झाला. 
ह्याच्या : कारकीदीत : देशांत.. दहा -वर्षे स्वास्थ्य होते: 
२- आसाजतें आपला देव परमेश्वर याच्या द्टीने जें 
चांगलें व नीट तें केलें; २ त्यानें अन्य. देवांच्या. वेद्या 
व. उच्च -स्थानें, काढून टाकिलीं, मूर्तिस्तिभ मोडिळे :व 
अक्षेरा मूर्त भंगिल्या; ४ यहूदी लोकांनीं आपल्या 
पूर्वजांचा देव परमेश्वर याच्या चरणीं, ठागावें आणि 
नियमशाख् व. आज्ञा यांचें पालन .करावें अज्ी त्याने 
त्यांस. आक्षा केली. . ५ त्यानें. यहूदाच्या सवे. नमरांतून 
उभ. स्थाने व. सूर्याच्या मूर्ते काहून टाकिल्या 'आणि 
राज्यांत स्वस्थता केली. ६ त्यानें यहूदांत तटबंदीची नगरें 
बांधिली. देशांत स्वास्थ्य होते आणि त्या. काळीं 
कांही लढाईडे झाली नाहीं, कारण परमेश्वराने त्यांस 
आराम दिला होता. ७ तो यहूदी लोकांस . म्हणाला, 
चला, आपण ही. नगरे बसवू. आणि त्यांस 
सभोवार कोट, बुरुज, वेशी आणि अडसर करूं; देश 
आपल्या हाती आहे, कारण आपण आपला देव 
परमेश्वर याची कास धरिली आहे, आपण त्यांची 
कास धरिली आहे व त्यानें आपल्याला चोहोकडून 
स्वास्थ्य दिलें आहे. ह्याप्रमाणे लोक. नगरें वसवून 
समृद्ध झाले. ८ आसाच्या पदरीं ढाली व भाले धारण 
करणाऱ्यांची एक सेना होती. यहूदांतळे तीन लक्ष 
पुरुष होते, बन्यामिनांतठे ढाली धारण करणारे व 


-इ७६ 


३: इतिहास 


अ की १५ शर्ट ११५ 





तिरंदाज दोन लक्ष ऐशी हजार पुरुष होते; हे सके सर 
योद्धे होते. ९ नंतर दहा लक्ष पुरुषांची सेना व तीने 
रथ घेऊन जेरह नांवाचा 'एक कूशी त्यांजवर चाल 


करून आला; तो .. मारेश्यापर्यंत. आला. १० आसा 
स्य़ाच्याशीं सामना . करण्यास. गेलाः तेव्हां मारेशा येथें 
सफाथा नांवाच्या * खोऱ्यांत , लढाईस तोंड. लागलें. 
११: या प्रसंगीं आसाने आपर देव परमेश्वर यांची 
प्रार्थना केली. कीं हे. परमेश्वरा, सबलांच्या विरुद्ध 
मनिर्बेलांन्ये साहाय्य करणारा :.- तुजवांचून अन्य. कोणी 
नाहीं; : हे आमच्या .देवा, परमेश्वरा, आमचें. साहाय्य 
कर; भासती मिस्त - तुजवर आहे; आम्ही तुझ्या 
'नामांचर:- भरंवतता' ठेवून या. समूहादोॉ. सामना करण्यास 
आश्के. आहों. . हे परमेश्वरा, . क॑. आमचा देव: आहेस! 
मानवांचे . तुजवर वर्चस्व होऊं देऊं नको. १२ तेव्हां 


प्ररमेथराने “आसा. व यहूदी: यांच्यापुढे कूशी लोकांस 


असा मार दिला.करीं ते 'पळूंन गेले. १२ आसा-व 
त्याजबरोबरचे लोक यांनीं त्यांचा: पाठलाग गरारा- 
पर्थत केला; त्या प्रसंगी इतके कूणी पडळे कीं त्यांनीं 
पुनः आपलें डोके वर केलें नाहीं; त्याच्या सेनेपुढें 
त्यांची गाळण उडाली व यहूदी लोकांनीं पुष्कळ लूट 
नेली. .१४ त्यांनीं: यराराच्या -आसपासच्या त्या.- खर्व 
नगरांस मार. दिला; कां. की परमेश्वराची दहात त्या सवे 
नगरांस पोहचली. होती;- त्यांनीं तीं: नगरे लटिलीं, कारण 
त्यांत बहुत धन होतें. १५ मग्न त्यांनीं. गुरांढोरांचीं 
वाडगीं मोडन . पुष्कळ .शेरडेमेंढरें व उंट ठछटून नेले, 
आणि ते यरुशलेमासः परत गेले. न 
4३ मग. देवाच्या. आत्म्याने ओदेदाचा पुत्र 
- १९९ अजर्‍्या यास. स्फूर्ति. दिली; २ तो आसाच्या 
भेटीस जाऊन. त्यास म्हणाला, हे आसा, अहो 
यहूदी व बन्यामिनी लोकहो,. मी म्हणतो तें श्रवण करा, 
तुम्ही परंमेश्वराच्याबरोबर राहाल तोंवर . तो तुमच्या- 
बरोबर. राहील; तुम्ही त्यास शस्ण. जाळ-तह:्ते :तुमदांस 
पावेल, पण--तुम्दी त्यास सोडाल'तेर तो. तुंबईंस. सोडील. 


३ बहुत काळपर्यंतः इल्लाएलास: खऱ्या देवांची. ओळंख 


नव्हती, त्यांस रिकवावयास कोणी याजक किंवा निर्यम- 


झाल्य नव्हते; ४ पण ते : आपत्कॉ'* :संकटावस्थेत 
इद्माएलाचा देव परमेश्वर याजकडे चळून .स्थोलांड्दारण 
गेठे, तेव्हां तो त्यांस पावला... ५: त्या काळीं बाहेर 
जाणारे व आंत येणारे यांपैकी कोणासहि शांति . नसे. 
देशच्या सवे . रहिवाऱ्यांस. फारच संकर्टे प्राप्त होत 
असत. ६ राष्ट्रावर राष्ट्र उलटून व -नगरावर नगर 
उलटून त्या सर्वांचा: चुराडा होत असे, कारण देव 
नाना प्रकारचे. कष्ट देऊन, त्यांस. त्रस्त करीत असे; 
७ पण तुम्ही हिंमत धरा,..तुमचे' हत मळू देऊं नका, 
कारण तुमच्या. कतृत्वाचें.तुस्दांस फळ. मिळेल..:.८ आसानें 
हीं वचर्ने व ओदेद संदेष्टयाचा संदेश ऐकत््र,. तेव्हां 
त्यास. धीर -भाला...व--त्यावें..यहूदा व. बन्यामीन यांच्या 
सवे. प्रदेश्यांतत आणि एफाइमा्‌च्या : डोंगरवटींतीळे जीं 
नगरे त्यार्ने घेतलीं होतीं. त्यांतून सचे अमंगळ. वस्तु काहून 
टप्केल्या आणि परसेश्वराची जी वेदी . परमेश्वराच्या 
देवडीपुढें . होती तिचा'. जीर्णोद्धार केला. .: ९८ त्याले 
सर्वे यहूदी व बन्यामिनी लोकांस... व त्यांजबंरोबर 
राहणाऱ्या एफ्राइम, मनही व . शिमोन या प्रांतातल्या 
लोकांस एकवट केलें; त्याचा. देव परमेश्वर त्याच्याबरोबर 
आहे असें "छोकांनीं पाहिलें. तेव्हां :इत्राएलांतळे. पुष्कळ 
लोक त्याच्या. चाजूचे. झाले. .१० .आसाच्या- कारकीर्दीच्या 
पंधराव्या वर्षोच्या/-तिसऱ्या ;महिन्यांत . ते. यरदाळेम़रांत 
एकवट झाले. :3. त्यांनी,-,आणिलेल्या.ठरींतून, सातशे 
बैल व.. सात: .हजार. शेरडेमेंढरे त्या. दिवशीं परमे- 
श्वरास :अर्पिलीं.: ' १२. त्यांनीं असा करार केला. कीं 
आम्ही जिवेंभावें. आपल्या - पूर्वजांचा देव परमेश्वर 
यास शरण जाऊं; 3३२ लहान असो कीं थोर. असो, 
स्री असो कीं पुरुष असो, जो कोणी इख्राएलाचा देव 
परमेश्वर. यास शरण जाणार नाहीं त्याचा वध व्हावा. 
१४ त्यांनीं. जयघोष करून. आणि करणे व रणशिंगें 
वाजवून उच्च स्वराने परमेश्वरासमक्ष शपथ वाहिली 
१५.संबे . यहूदी, ळोक : आभाळ. करून. हर्षभरित. झाले 


त्याती: :मधजूरबक- अंपथ काहिली; :ते झोठ्या- उत्कंठेने 


त्याप्ल शरण रीले: आणि ती: व्यत्र : पावला; ::परंमे- 
श्वरानेः त्यांत- चोहोंकडून- स्वास्थ्य - दिलें: “१६. आसा 


४७१७ 


आर १५४॥१६-१७४ 





राजाने - /जापडी आई माका हिला 
पदावरून दूर केळे, कारण तिनें अज्ञेराम्रीत्यथ ऐक 
अमंगळ मूर्ति केली होती; तिनें केळेली ती मूर्ति आसानें 
: कोहूनतोहून :किद्रोन ओहळाजवळ जाळून टाकिली. 
१७ त्यानें उच स्थाने इत्लाएलांतूत काढून टाकिलीं 
_. नाहोंत; तथापि आसाचें हृदय साऱ्या हयातीत सात्विक 
राहिलें. १८ त्याच्या. बापाने ब त्यानें स्वतः सोनें, 
खांदी ब धातरें परमेश्वरास वाहिली होतीं तीं सवे त्यानें 
देवाच्या मेद्रांत नेऊन. ठेविली. १९ आसा 
राजाच्या कारकीदीच्या पस्तिसाव्या बर्षीपर्यंत पुनः युद्ध 
झालें नाहीं 

:. ३ आसाच्या कारडीर्दाच्या छत्तिसांव्या वर्षी 
१६ 'इत्ाएमाचा राजा. बाशा यार्ने यहृदांवर स्वारी 

केली; यहूदाचा राजा आसा. याच्याकडे 
कोणांलाहि . . येण्याजाण्याला प्रतिबंध व्हावा. : म्हणून 
इललाएलाचा : राजा बाशा यार्ने रांमा नगराची मजबुती 
केली. '२ परमेश्वराच्या मंदिराच्या व राजंबाच्याच्या 
भांडारांतेठें : सोने वः चांदी काहून आसारने दिमिष्क- 


ठेविला म्हणून अरामाच्या राजाचें सैन्य तुझ्या हातून 
सुन गेळें आहे. ८ कुकी व लबी यांचें मोठें सैन्य 
नव्हतें काय ६ त्यांच्यापाशी बहुत रथ व राऊत नव्हते 
काय? तरी त्या प्रसंगी तूं परमेश्वरावर भिस्त ठेविली 
म्हणूत त्याने त्यांस तुह्या हाती दिलें. ९ परमेश्वराचे 
नेत्र अखिल एथ्वीरचे निरीक्षण करीत असतात, जे कोणी 
सात्विक व्वित्तार्ने त्याच्याशीं वर्तेतात त्यांचें. साहाय्य 
करण्यांत तो आपलें. सामर्थ्य प्रगंट करितो. ह्या तू मूल 
पणा केला म्हणून यापुढें. तुझ्यामागे लढाया लागणार. 
१० हॅ ऐकून आसा त्या दर्यावर रागावला, व त्याने त्यास 
अटकेत ठेविले; कारण त्यामुळें तो त्याजवर फार. कोपा- 
यमानं झाला होता..याच सुमारास आसानें कांहीं लोकां- 
वर जुळूम ' चालविला. आसाची ' अथ-- 
पासून इतिपर्यंतची सगळी कृत्यें यहूदा व इस्राएल. यांच्या 
राजांच्या बखरींत लिहिलेली आहेत. १२ आसाच्या 
पायास त्याच्या कारकीर्दीच्या एकुणचाळिसाव्या वर्षी 
व्याधि झाला; तो व्याधि बराच वाढला; तथापि त्या. 


ठै भरंवसा ठेविला नाहीं व अरामाच्या राजावर नला 


वासी अरामाचा. राजा. बेन-हदाद याजकडे पाठविली; ' रोगांत तो परमेश्वरास शरण न जातां वैद्यांस शरण 
आणि त्यांला असें सांगून पाठविळें की. ३ माझ्या बापाचा | गेला. १३ मग आसा आपल्या पितरांजवळ जाऊन 
व आपल्या बांपांचा सलोखा होता तसा आपला व॑ भाझा | निजला; तो आपल्या कारकीर्दीच्या एकेचाळिसाव्या वर्षी 
सरोखा होवो; तर पाहा; मीं आपणाला सोनें व चांदी पोठ- | मृत्यु पावला.: १४ दावीदपुरांत जें थडगे त्यानें खोदबरिले 
बिली आहे. इस्लाऐंह राजा चाशा यांच्याशी केलेला करार | होतें त्यांत त्यांस मूठमाती दिली. आणि सुवासिक बव्यें 
मोहून टाका म्हणजे तो मोझ्यामागें लागण्याचे सोहून । आणि 'गांच्यांनी केलेले तऱ्हेतऱ्हेचे मसाे यांनीं भर- 
देडेल: ४ आसा राजाचें हें बोलणें मान्य करून बेन- | लेल्या बिछान्यावर त्यांस त्यांनीं निजविळें ब त्याच्या- 
हदादार्ने आपल्या - सैन्याच्या सरदारांस इलाएली नगरां- । प्रीत्यर्थ त्यांनीं बहुत सुवासिक दर्व्ये जाळिली ह 

वर स्वारी. करावयास पाठविटें; त्यांनीं . इयोन, दन, १ त्याचा पुत्र यहोशाफाट त्याच्या जागीं 
आंबेल-मईंम व नफतालीचों सर्व भांडारनगरें जिंकिलीं. । ९] ९७ राजा झाला; इखाएलाशीं सामना करितां यावा 
५ हें ऐकून रांमा शहराची मजबुती करण्याचें सोडून म्हणून त्यानें आपली मजबुती केली. २ त्यार्ने 
याझानें तें काल तर्सेच टाकिले. ६ आसा राजानें सर्वे यहूदी । यहूदाच्या संवै तंटबंदी नगरांतून लष्कर ठेविलें; यहूदा 
लोकांस बोलावून आणिलें व जे दगड व जीं लाकडे घेऊन । देशांत आणि एफ़ाइमांतील जीं नगरें त्याचा कप आसा: 
बाशा रामा नगराची तटबंदी करीत होता ती त्यानें काढून । यानें. हस्तगत केलीं त्यांत त्यानें ठाणी बसदिर्ली. ३ यहो- 
नेली आणि गेबा व मिस्पा हीं नगरें बांधण्याच्या कामीं । शाफाट. आपला पूर्वज दावीद प्रथमारंभी जसा. 
लाविली, ७ त्या प्रसंगीं हनानी दर्प यहूदाचा राजा आसा । वर्तला. तसा वर्तला; तो बालमूर्तीच्या नादी लागला. 
याजकडे येऊन म्हणाला, तू आपला देव परमेश्वर याजवर | नाहीं, म्हणून परमेश्वर त्याच्याबरोबर असे; ४ तो 


४9८ 


२-इतिहास 
योद्धा असून . त्याजबरोबर - घनुधीरी नव जा शराच्ल दरात कल का क व्या जता बसत यासततीत लढवय्ये दोन 


- कापल्या. -बापाच्या. देवास शरण गेला - व. त्याच्या 
: आद्यांप्रंमार्णे वागला; इल्लाएलांच्या - कृतींप्रमाणें तो 
अता नाहीं. ५ यास्तव परमेश्वराने त्याच्या हातांनी 
राज्याची मजबुती केली; सवे महूदी लोक त्यास . भेटी 
. आणीत; तो धन व मान यांहींकरून संपन्न झाला. 
६ परमेश्वराच्या मार्गानी . चालण्यांत त्याच्या मनास 
उत्साह वाटे; त्यानें यहूदांतून उश्ध स्थाने व अक्षरा मूर्ति 
काढून टाकिल्या.. ७ त्यातें आपल्या . कारकीर्दीच्या 
तिसऱ्या वर्षी, 'आपले. सरदार: बेन-इहेल, ओबद्या, 
जखऱ्या, नथनेल : व. मीखाया यांस यहूदाच्या नगरांस 
शिस्त लावण्यासाठी पाठविटें; ८ त्यांच्याबरोबर. शमाया 
नथन्या, -जबद्या, असायेल, शमीरामोथ, यहोनाथान, 
अंदोनीया, तोबीयां, तोब-अदोनीया हे. लेवी. आणि 
अलीझ्यामा व.. यहोरास हे. याजक. त्यानें . पाठविले. 
९ त्यांनीं. आपल्याबरोबर परमेश्वराच्या नियमझाक्षाचा 
ग्रंथ घेऊन यहूदाच्या नगरांत. जाऊन शिक्षण- दिलें 
यहूदाच्या सर्वे नगरांत फिरून त्यांनीं लोकांस शिकविले. 
१० यहूदाच्या आसपासच्या सवे देशांच्या राजांस 
परमेश्वराचा असा धाक असलां कीं त्यांनीं यहोझा 
फाटाशीं युद्ध केलें नाहीं. ११ . कित्येक पलिष्ट्यांनीं 
यहोझ्याफराटास भेटी. व खंडणी. म्हणून चांदी आणिली, 
अरबी लोक सात हजार सातझें मेंढरे व सात. हजार 
सातशे बकरी यांचे क्रळप . घेऊन . त्याजकडे आले; 
१२ यहोझाफाट फार. थोर :झाला व त्यानें यहूदांत 
गढ्या व भांडारनगरें बांधिलीं,.: १३२ यहूदाच्या नगरांत 
त्याचीं. मोठमोठी .. कामें चालत; यरुशलेमांत त्याचे 
: शहर वीर राहत. १४. त्यांच्या पितृकुळांप्रमाणें 
त्यांची. गणती हीः यहूदाच्या सहस्रपतींचा अदना 
नायक: असून त्याजबरोबर तीन लक्ष श्वर वीर. होते. 
१५ त्याच्या खालोखाळ यहोहानान .- नायक . असून 
त्याच्याबरोबर दोन .खक्ष ! ऐशी. हजार पुरुष होते; 
१६ त्याच्या खाछोखाल जिलीचा. पुत्र .अमस्या :.हा 
असून त्यानें आपल्या खुल्षीनें आपणास. परमेश्वरास 
बाहून घेतलें होतें; . त्याच्याबरोबर दोन लक्ष झूर वीर 
होते; १७ बन्यामिन्यांपेकी एल्यादा हा एक महान 





अ० १९४-३१८:९ 





लक्ष. लोक- होते; :4८ त्यांच्या खालोखाल यहोजाबाद 
हा असून त्याजबरोबर युद्धास तयार असे एक लक्ष 
ऐशी हजारः पुरुष होते; १९ हे सव राजाच्या 
तैनातीस असत; राजानें यहूदाच्या सवे तटबंदी 
नगरांतून लष्कर ठेविलें होतें तें वेगळेंच, 
$ यहोशाफाट धन व मान यांनीं संपन्न 
८६ होता; त्यानें अहाबाशीं शरीरसंबंध . केला. 
२. कांहीं. वर्षे. लोटल्यावर तो शोमरोल येथे 
अहाबाच्या भेटीस गेला. त्या प्रसंगीं अहाबाने त्याच्या- 
साठीं व त्याजबरोबरच्या लोकांसाठी पुष्कळ मेंढरे व 
वै कापिळे आणि. आपल्याबरोबर 'रामोध-गिलादावर 
चढाई करण्यास त्यानें त्याला प्रवृत्त केलें. . ३ यहूदाचा 
राजा - यहोश्याफाट 'याला इक्लाएलाचा राजा* अहांब 
म्हणाला, रामोथ-गिलाद येथें ठढावयास आपण मजबरोबर 
याळ : काय ९ त्यास - यहोशाफाटानें . उत्तर ' दिलें,. 
मी आणि आपण एकच; माझे लोक ते आपले; आम्ही 
आपणाबरोबर लढाईस येऊं. ४ यहोशाफाटाने इस्राएलाच्या 
राजास म्हटले, आज परमेश्वराचा आदे घ्या. 
५ इ्लाएलाच्या राजानें सुमारें चारशे संदेषे जमवून त्यांस 
क्निरिलें, आम्हीं रामोथ-गिलादावर चढाई करून: जावें. 
कीं-न जावें : त्यांनीं उत्तर दिळें, चढाई करून जावें, देव ते 


राजाच्या हातीं. देईल. ६ तेव्हां यहोशाफाटानें विचारिलें, 


यांच्याखेरीज परमेश्वराचा दुसरा कोणी': संदेष्टा नाहीं 


"काय £ त्याला आम्ही प्रश्न विचारू. ७ इस्चाएलाचा राजा 


यहोशाफाटास' म्हणाला, ज्याच्या द्वारें परमेश्वराचा सहा 
घेतां येडईळ असा आणखी एक मनुष्य आहे, पण मला 
त्याचा तिरस्क्रार- वाटतो; कारण मला अनुकूळ असा 
संदेश तो कधींहि देत नाहीं, प्रतिकूळ तेवढाच देतो 
तो इम्लाचा पुत्र मीखाया होय. यहोशाफाट म्हणाला 
राजोनें असें .बोदेः-नरये'. ८ तेव्हा इलाएळाच्या राजाने 


 'एका कारसाऱ्यास बोलवून -सांगितेले, 'लॅबकर जाऊन 
'इम्लाचा? पुत्र भीखाया यास घेऊन ये. ९ इस्राएलाचा 


राजा. आणि यहूद्धाचा राजा यहोशाफाट हे. आपआपलीं 
राजवळ्ले धारण करून शोमरोनाच्या  वेक्षीजवळ एंका 


५०७९ 


अ० १८५९-३१ 


र इतिहास 





उघब्या . जागेंत. आपआपल्या सिंहासनावर . विराजमान 


झाले होते, आणि सवे संदेष्टे त्यांच्यापुढे भाषण करीत. 


होते. १० तेव्हां कनानाचा पुत्र सिद्कीया यानें लोखं- 
डाचीं शिंगे करून आणिलीं होतीं; तो म्हणाला, परमे- 
श्वर म्हणतो, या रिंयांनीं तूं अरामी लोकांस हुंदहून त्यांचा 
नाझ करिश्ील. ११ सर्व संदेष्टे त्याच्याप्रमाणेच भाषण 
करूं लागून म्हणाले, रामोथ-गिलादावर चढाई करून जा, 
यशस्वी हो; कारण परमेश्वर तें राजाच्या हातीं देईल. 
१२ जो' जासूद मीखायास बोलवावयास गेला होता तो 
त्यास म्हणाळा, पाहा, सवे संदेष्टे एका विचाराचे होऊन 
राजासंबंधार्ने 'शुभवचन बोलत आहित,- म्हणून त्यांच्या- 
प्रमाणेंच तूंहि. शुभसंदेश कथन करावा, १३ मीखांया 
म्हणाला, . परमेश्वराच्या .. जीविताची शपथ, माझा देव 
जें. कांहीं सांगेळ तेंच :मी बोलेन. १४ तो राजाकडे. 
आला तेव्हां राजानें. त्याला विचारिले, हे मीखाया, 
आम्हीं रामोथ-गिलादाशीं युद्ध . करावयास जावें कीं 
न जावें ? त्यानें. त्यास म्हटलें, जा, यशस्वी हो; ते 
सुमच्या .हातीं. लागतील. १५ राजा. त्यास . म्हणाला, 
परमेश्वराच्या. नामाने. .मला खरें तेंच सांग. असें मीं 
तुला कितीदा १शपथ घ्रालून  सांगाचे £ १६ मग: तो 
-म्हणाला, - संवे> इस्लाएल' मेंढपाळावांचून . मेंढरांसारखे 
'डोंगरावरून. - किखरळें आहेत असें. मला दिसलें: तेव्हां 
परमेश्वर . म्हणाला,'. यांस कोणी. धनी नांही, ' तर हे 
आपापल्या घरीं: सुखरूप. परत 'जावोत. १७. इस्राएलाचा 
राजा : यहोद्याफाटास म्हणाला, .>झ :  माझ्य- 
संबंधाने ,अनकूळ संदेश न सांगतां: प्रदिकूळ- सांगेल 
असें मीं तुला: सांगितलें ' नाहीं. काय€-:-१८ -म्रीखाया 
म्हणाला;:.: .तर:. आतां . तुम्ही - : परमेश्वराचे वचन 
ऐकां: परमेश्वर आपल्या सिंहासनावर: विराजमान 
झाला आहे.व :त्याच्या उजवीकडे स्वगोतील सवे सेना 
उभी आहे. असें माझ्या दृष्टीस पडळे:< १९: परमेश्वर 
म्हणाला, इख्राएलाचा- राजा .अहाब यास कोण सोह 
घालील कीं तो रामोथ-गिलादावर . चाळ करून तेथें 
पतन पावेल १ तेव्हां कोणीं - अर्से; कोणीं तसें 


प्हटटें... २० :त्या . समयी एक आत्मा, . जवळ येऊन | 


परमेश्वरासमोर उभा राहिला आणि म्हणाला, मी 
त्याला मोह धालितो. २१ परमेश्वराने विचारिळें, कसा 
तो म्हणाला, मी जाऊन त्याच्या सवे संदेष्ट्यांच्या 
सुखांत. असत्य वदविणारा आत्मा होईन. परमेश्वर 
म्हणाला, तूं त्यास मोह घालिशील; जा, तुजकडून हे 
होईल; तसेंच करं. २२ तर पाहा, परमेश्वराने तुझ्या 
या संदेष्ट्यांच्या मुखांत असत्य वदविणारा आत्मा 
संचरविला आहे; तुझें अनिष्ट होणार. असें. परमेश्वर 
बोलला आहे. २३ तेव्हां कनानाचा पुत्र सिदकीया 
मीखायाजवळ. . गेला आणि त्याच्या तोंडांत मारून 
त्यानें त्याठा : विंचारिळें, परमेश्वराचा. आत्मा मला 


.सोहून तुझ्याशी बोलावयास कोठून गेला ८ २४ मीखाया 


त्यास म्हणाला, तू लपावयासाठीं घराच्या . आंतल्या 
कोठडींत पळून जाशील तेव्हां तुला -कळेल. २५ मग 
इख्राएलांचा राजा म्हणाला, मीखायाला नगराचा सुभेदार 
आमोन व राजपुत्र योवाश यांच्याकडे माघारी घेऊन 
जा; २६ आणि त्यांना सांगा, राजा म्हणंतो, या मनुष्यास 
बंदींत टाका ब मी सुखरूप परत येईपर्यंत त्यास 
शिक्षेचे अन्न व॒ शिक्षेचे पाणी द्या. २७ मीखाया . 
म्हणाला, तूं सुखरूप परत आलास तर समजावें कीं 
परमेश्वर माझ्या द्वारें बोललाच नाहीं. तो - म्हणाला. 
लोकहो; तुम्ही सवे हें. ऐका. 

२८ नंतर इस्ाएलाचा राजा व यहूदाचा राजा 
यहोशाफाट यांनीं :रामोथनगिलादावर चढाई केली. 
२९. इल्लाएलाच्या राजाने .बहोशाफाटासं सांगितलें, मी 
वेष बदळून लढाईस जाणार; पण तूं. आपलीं स्वतांची 
वस्रे घाल. याप्रमाणे इस्राएलाचा राजा वेष बदलून 
लढाईस गेला. ३० अरामाच्या. राजानें रथावरील 
आपल्यां सरदारांस आज्ञा केली होती कीं लहोनथोरां- 
पैकीं कोणाशींहि लहू . नका, इत्लाएलाच्या राजाशी मात्र 
लढा. ३१ रथावरील त्या सरदारांनी यहोशाफाटास 
पाहिलें तेव्हां त्यांस वाटलें कीं हाच इख्लाएलाचा राजा 
असावा; म्हणून त्यांनीं त्याच्याशीं लढावयासाठीं मोर्चा 
फिरविला; पण यहोशाफाटानें आरोळी. ठोकिली तेव्हां 
परमेश्वराने त्याला साहाय्य केळे, आणि देवानें त्यांना 


डॅट०ठ 


२.इतिहास 


अ० १८३३1०२०५६ 





त्याजकहून निघून जाण्यास प्रवृत्त केलें: ३२ रथांबरीलः 
सरदारांनी हा इस्राएलाचा राजा नाहीं असें पाहिलें 
तेव्ह्य.- त्याचा पिच्छा सोहून ते परतले. ३२ मग 


'कोणीएकार्ने सहजगत्या एक बाण सोडिला, तो जाऊन: 


इस्वाएली. रांजाच्या चिलखताच्या सांघ्यांत स्तला; 
'तेव्हां तो आपल्या सारथ्यास म्हणाला, मी घायाळ 
झाले आहें, रथ फिरवून मला सैन्याबाहेर घेऊन जा. 
३४ त्या दिवशीं घनघोर युद्ध झालें; अराम्यांच्या 
मारापुढें राजा आपल्या रथाला टेकून संध्याकाळपर्यंत 
-राहिला होता; सूर्यास्तसमयीं त्याचा प्राण गेला 
१ खहूदाचा राजा यहोशाफाट सुखरूपपणे 
१९ आपल्या धरीं यरुशलेमास परत गेला. २ तेव्हां 
हनानी द्ष्टयाचा पुत्र येहू. हा यहोळ्याफाट राजास 
-सामोरा जाऊन म्हणाला, तूं दुष्टांचें साहाय्य करावें 
च परमेश्वराच्या दवेष्टयांवर प्रीति. करावी काय? यामुळें 
“परमेश्वराचा तुजवर कोप भडकला आहे. ३ तथापि 
खुल्या ठायीं कांहीं चांगल्या गोष्टी दिसून आल्या 
आहेत; तूं देशांतून अद्दोरा मूर्तीचा नाश. केला आहे व 
आपटे मन देवाच्या भजनीं लाबिळें आहे. 

४ य॒होशाफाट यस्ठाळेमास राहत. असे; त्यानें 
बेर-देब्यापासून एफ़ाइमाच्या डोंगरप्रदेशापर्यत पुन: 
आपल्या लोकांमध्यें फिरून त्यांस त्यांच्या पूवेजांचा 
दवेव परमेश्वर याजकडे परत आणिलें. ५ त्यानें 
यहूदाच्या प्रत्येक तटबंदी नगरांत शास्ते नेमिठे; 
$ त्यानें त्या शास्त्यांस सांगितलें, तुम्ही काव करितां 
याचा विचार करा; तुम्ही न्याय कराल तो मानवा- 
साठीं नाहीं तर परमेश्वरासाठी करावयाचा आहे; 
न्याय कारितांना तो तुमच्याबरोबर असणार. ७. तर 
परमेश्वराची भोति. तुमच्या ठायीं असूं द्या; तुम्ही - जें 
कांही. कराल तें संभाळून करा, कारण आपला देव 
परमेश्वर योच्याकडे कांहीं अधर्म नाहीं; तो कोणाचें 
तोंड पाहून न्याय करीत नाहीं की लांच घेत नाहीं. 
८ यरशलेमांतहे यहोशाफाटानें लेवी. व. याजक 
आणि इल्लाएलाच्य़ा पितृकुळांचे प्रमुख . यांस . परमे- 


श्वराच्या बाबतींत न्याय करावयास वे वादाचा. निकाल | 
४८१ 


३१ 


करावयास नेसिलें.* मग ते यरुालेमांत...परत आले. 
९. त्याने त्यांस धजावून सांगितळें कीॉ:यरसेक्रततर्चे. भय 
बाळगून . खऱ्या व. निष्कपट मनानें. .असें करा. 
१०. तुमचे भाऊबंद जे आपआपल्या नगरांत. राहत्त 
आहेत, त्यांच्यापैकी कोणाचा वाद तुमच्यापुढे आला 
तर,. तो मग. खुनाचा असो; किंवा धर्मश्ात्ल, आक्षा, 
नियम व निणेय यांच्यासंबंघाचा असो; तुम्ही त्यांस असें 
बजावून सांगा कीं तुम्ही परमेश्वराचा अपराध करूं 
नका; केला तर तुम्हांवर व तुमच्या बांधवांवर त्याचा 
कोप होईल; असें करा . म्हणजे तुम्हांस दोष लागा- 
वयाचा नाहीं. ११ पाहा, परमेश्वराविषयींच्या सवे 
प्रकरणांत मुख्य याजक अमऱ्या यास. तुम्हांवर नेमिले 
आहे, आणि राजासंबंधाच्या सवे प्रकरणांत यहूदा 
वंशाचा सरदार जबद्या बिन इश्माएल यास तुम्हांवर 
नेमिले आहे; आणि लेवी हेहि तुमच्या दिमतीस 
असतील. . हिंमत धरा, आपलें कतेव्य करा, परमेश्वर 
अल्यांच्याबरोबर. असणार. 
१ थानंतर मवाबी व अम्मोनी आणि त्यांच्या- 
२० बरोबर मऊन्यांतळे कित्येक लोक युद्ध करा- 
वयास यहोशाफाटावर “चाळून आले. २ कांहीं 
लोकांनीं . येऊन यहोशाफाटास खबर दिली कीं समुद्रा 
पलीकडून .अराम देशाच्या दिशेर्ने एक मोठा समूह तुज- 
वर चाल करून येत आहे; तो जमाव हृससोन-तामार 
ऊर्फे एन-गेदी येथवर आला आहे. ३ यहोशयाफाटास 
धाक. पडला वतो परमेश्वराला शरण जाण्याच्या 
मागीस लागला; सवे यहूदानें उपास करावा असें त्यानें 
फ्माविळें. ४ यहूदी लोक परमेश्वराचे साहाय्य. मागण्या- 
साठीं एकवट झालि; यहूदाच्या सर्व नगरांतून ते 
परमेश्वराचा धावा करण्यास ::आले. ५ , यहोशाफार 


- परमेश्वराच्या :-मंड्रांत. . त्या . अंणासमोर - यहूदी व 


यस्दाठेमकर < यांच्या. . जमावामर्घ्ये ... उभा. :-राहिला, 

६:-तो म्हणाला, हे आमच्या पूर्वजांच्या देवा, परमे- 

श्वरा, तूं स्वर्गीचा देव <-आहेस-< ना राष्टंच्या सर्व 

राज्यांवर तूंच शास्ता . आहेस ना £ तुझ्या हातीं एवढें 
१ पाठभेद अम्सोन्यांतले; पय २६: ७ पाहा, 





श० २०४६-२५ : 





सामर्थ्य क॑ परॉकम आहि. कीं कोणाच्यॉने तुजसमोर 


टिकाव घेरवत : नाही. ७ हे. आमच्या 'देवा, दे. या | राहा 


देशच्या रहिवाश्यांस आपल्या इखाएल 'प्रजेपुढन प्रात- 
वून देऊन, हा देश तुझा मित्र झंग्राहामः याच्या 
. वंशजांस कार्‍्यमंचा दिला आहे ना? ८ ते. येथें वसे 
आहेत आणि येथें तुह्या नामाप्रीत्य्थ त्यांनी हॅ पवित्र 
-स्थान बांघिलें आहे. ते म्दणाळे आहेत कीं ९ तरवार, दैवीः 
क्षोम, मरी, अथवा दुष्काळ आम्हांवर आला तरं या 
मंदिरास तुझें नाम दिलें आहे त्यांच्यासमोर वे तुझ्यासमोर 
आम्ही उभे राहून आमच्या संकटसमयी तुझा: घावा 


करूं, तेव्हा तू आमचें ऐकून आमचां बचाव करिश्तील, | 
१० पाहा, हे. अम्मोनी, मवाबी. ब सेहर. पहाडांतंळे- 
लोक; इस्राएल लोक मिसर .देशाहून येत असतां त्यांना | 
: यांच्यावर विश्वास ठेवा. म्हणजे तुम्दी खंबीर. व्हाल; 


तूं ह्यांवर स्वारी करू दिली नाहीं; ते . ह्यांच्याजवळून 
वळून निघून गेळें, व॑ ह्यांचा त्यांनीं नार. केला नाहीं: 
११ पाहा, जें वतने तू आम्हांस दिलें आहे त्यांतून 
आम्हांस घालवून देण्यासाठी हे आळे आहेत; असें हें. 
आमची उलटफेड करण्यास आले आहेत; १२ हे 
आमच्या देवा, तूं त्यांचें शासन करणार नाहींस का? 
- कारण आमच्यावर चाळून आलेल्या या मोठ्या समूहाशीं 
सांमना करण्यास आम्हांस ताकद नाहीं; : आम्हीं कायं 
करीवें ते आम्हांस सुचत नाहीं; पण 'आमने' डोळे- तुज- 
कडे लागे: आहेत. १२ तेव्हां सवे यहूदी आपलीं 
सुळेंबाळें वँ स्त्रिया यांसह परमेश्वरासन्सुख उभे. राहिले. 
१४ मगं आसाफ!वंशातंला 'यहजीएल बिन 'जखऱ्या 
विन बनाया निंने येहेएल ब्रिन मत्तन्या लेवी हा ह्या 
मंडळीमध्यॅ. उभा होता; त्याच्या ठायीं परमेश्वराचा 
आत्मा. उंतरला; १५ आणि तो म्हणाला, अहो सवे 
येहूद्यांनो, यरुंदालेमनिवासी जनहो, आणि हे राजा यंहो: 
शाफांटा, तुम्ही सगळे ऐका; परमेश्वर तुम्हांस सांगत आहे 
कीं हा मोठा समुदाय पाहून घाबरू नको, कचरू नका; 
कारण युद्ध तुमचें नव्हे, देवाचें आहे. १६ उद्यां 


त्यांच्याशीं सामना करावयास जा; पाहा, ते सीसघाट चद्वन । 


येत. आहेत... यरूंएंठ रांनापुढें, जेथें खोरे संपते तेथें 


तुम्ही त्यांस - गांठ; १७: या ढाईतः तुम्हांस लढावे: 


. ते एकमेकांचा वंध करू लागले. 





त्याच्या संदेष्टघांवर निश्वास ठेवा म्हणजे तुम्ही यदास्वी 
व्हाल. २१ सैन्याबरोबर बाहेर जातांना परमेश्वराचा 


' धन्यवाद करा, कारण त्याची. दया सनातन आहे, हें 


स्तोत्र पाकित्र्यानें मंडित. . होऊन गावें म्हणून त्यानें 
प्रजेचा सल्ला घेऊन कित्येकांस त्या कामी नेमिले. 
२२ ते हॅ. स्तोत्र गाऊन स्तवन करूं लगले, तेव्हां 
अम्मोनी, . मवांभी व सेहर. पहाडांतले लोक जे 
यहुदावर. चाल कशन येत होते त्यांस गांठण्यास परमे- 
श्वराने दबा धरणारे बसविले ध त्यांनीं त्यांचा मोड 


.केळा. २३ अम्मोनी व मवाबी सेहर पहाडांतल्या 
: ळोकांची अंजिबात कत्तठ ठडवून त्यांचा विघ्वंस करावा 


म्दणून त्यांजवर उठळे; सेइरनिवाऱ्यांचा निःपात केल्यावर 
२४ रानांतीळ 
ठेहळणीच्या बुरुजानजीक' यंहूदी लोकांनीं येऊन त्या 


. समुदायोकडे दृष्टि फेकिली. तेव्हां चोहोकडे जमिनीवर 
' ग्रेतेंच प्रेते पडली आहेत, कोणीं निभावलो नाहीं 


अर्से त्यांस दिसून आलें. २५ यहोशाफार व त्यांचे 
लोक ळट करावयास आले तेंव्हा त्या प्रेतांमध्यें बहुत 


इटे 


२ इतिहास भ०. २०५२५-२९१५१० 

_ छट एवढी होती की. ते ती तीन दिवसपर्यंत | अहज्याशी भागी केली. म्हणून. सः: केळेलीं. कामे. 
करीत होते. २६ चौथ्या. दिवशीं ते बराखा (आशीर्वाद) | परमेश्वर मोहून टाकील. तीं. जहाजें. फुदन:: गेठी, 
नांवाच्या. खोऱ्यांत एकवट झाले; तेथें त्यांनीं 


तार्शींशास जाऊं दाकलीं नाहींत. त 
परमेश्वराचा 'घन्यवाद केला; त्या स्थलाचें नांव बराखा १ यहोशाफाट हा आपल्या... पितरांजवळ: 
खोरे असें भाजवर पडळें आहे. २७ मग सवे यहूदांतले २१ जाऊन. निजला व त्यास. त्याच्या पूवेजांमर्ध्ये. 
लोकव यस्दालेमकर व त्यांच्या अभ्रभागीं यंहोशाफाट दावीदपुरांत मूठमाती. देण्यांत आली; त्याचा 
हे. मोठ्या आनंदाने यरालेमाकडे परत चालले, | पुत्र यहोराम त्याच्या जागीं राजा झाला. २ त्याचे भाऊ 
व त्यांच्या अग्रभागी यहोशााफाट होता. परमेश्वराने | यहोशाफाटाचे पुत्र हे. होतः अजऱ्या, यहीएल, 
त्यांस आपल्या शत्रूंवर विजय प्रात्त करून. देऊन । जखऱ्या, अजऱ्या मीखाएल व॒शफव्या, हे सबे 
हर्षभरित केलें होतें. २८ ते सारंग्या, वीणा व 


इस्माएलाचा राजा यहोशाफाट याचे पुत्र होत. 
करणे वाजवीत यरुदळेमांत परमेश्वराच्या मंदिरी | ३ त्यांच्या बापाने त्यांस सोनें, रुपें व अमूल्म. विजा 
आले. २९ परमेश्वर इक्लाएलाच्या झत्रूंशी लढला हें 


यांच्या मोठ्या . देणग्या दिल्या आणि यहूदातील 

जेव्हा देशोदेशींच्या सवे राज्यांतील . लोकांनीं ऐकळें | तटबंदीची नगरे दिलीं; पण यहोरामास त्याने 

तेव्हां देवाचा धाक त्यांस बसला. ३० अशा प्रकारें | राज्य दिलें, कारण तोय ज्येष्ठ पुत्र होता. 

यहोशाफाटाच्या राज्यास स्वास्थ्य मिळालें; कारण | ४ यहोराम आपल्या बाणाच्या गादीवर कायम 

त्याच्या देवाने त्यास चोहोंकडून आराम दिला. होऊन बलाढ्य झाला, तेव्हा त्यानें आपल्या सवे 
३१ यहोशाफाटानें यहूदावर राज्य केलें; तो 


भावांस व हक्माएलांच्या कांडी सरदारांस . तरवारीने 
पस्तीस वर्षांचा असतां. राज्य करू लागला; त्यानें 


बघिलें. ५ यहोराम अत्तीस वर्षीचा असतां : राज्य करू 
यरुालेमांत पंचवीस वर्षे राज्य केलें; त्यांच्या आईचें | लागला; त्यानें यरुदालेमांत आठ वर्षे राज्य केलें. 
नांव अजूबा, ती बिल्हींची कन्या. ३२ त्याची चाल- । ६ 'अहाबाच्या घराण्याप्रमाणे, इल्लाएलाच्या राजांच्या 
चलणूक त्याचा बाप आसा याच्याप्रमाणें होती; ती 


रीतीप्रमाणे तो चालला; त्यानें अहाबाच्या कन्येशी 
त्यानें सोडिली नाहीं; परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें बरें तें | लप केलें; परमेश्वराच्या दृष्टीनँ॑ जे बाईट ते त्यानें 
त्यानें केळे. २३ तथापि उष्ध स्थानें काढून टाकिलीं | केलें. ७ तथापि जो करार परमेश्वराने दाबिदाशीं 
नव्हती आणि लोकांनीं अद्यापि आपल्या वडिलांच्या | केला होता त्यामुळें आणि त्यानें त्यांचा व त्याच्या 
देवाकडे आपलळें चित्त. लाविलें नव्हते. ३४ गहोशा- । वंशजांचा दीप सर्वकाळ राहील भसे वयन दिलें 
फाटाचीं अथपासून इतिपर्यंत अवषिष्ट कृत्यें हनानीचा 
पुत्र येहू याची जी बखर इस्लाएलाच्या राजांच्या मंथांत 
३५ यानंतर यहूदाचा . राजा. बहोझाफाट. यानें 
इद्माएलाचा राजा अहज्या याजशी . जूट केंछी; तो 
अहूज्या 'फार दुराचारी असे.: ३६ गलबते 'कंधूनं | घे 
ताशीश येथे जातां यावें म्हणून त्यानें त्याजशीं भागी |: वेळी उठून भार 
केठी; एसयोन-गेबर येथें त्यांनी जहाजें - बांधिळी, | झुंगालळे 
३७ तेव्हां. मारेशावासी अल्यिजर बिन दोदाचाहू 
यानें यहोशाफाटाविरुद्ध संदेश दिला; तो म्हणा, तूं 


डॅड 
































अ० २१४१०-२९९४८ २ इतिहास 


म्हणून असें. झार्ठे. ११ त्यार्ने आणखी यहूदाच्या 
पहाडावर उच्च स्थाने बांधिली. आणि यस्कालेमांतत्या 
रहिवाऱ्यांमध्ये व्यभिचारी, मतीने . चाळाक्यास 
लावून यहूदास: बँहकविलें. १२ एलीया संदेष्याकडून 





दि १ यरूालेमकरांनीं त्याच्या जागी त्याचा 
२२ कनिष्ठ पुत्र अहेज्या-यास राजा केलें, कारण जी 
: _ _ माणसांची टोळी अरबी: लोकांबरोबर छावणीत 
आली. होती तिनें. त्याच्या सर्व वडील पुन्नांचा कध 
केला होता. या. प्रकारें अहज्या बिन यहोराम हा 
यहुद्यांचा राजा झाला. २ अहज्या राज्य करूं लागला 
तेव्हां तो बेचाळीस वर्षांचा होता. त्यानें यरुरालेमांत एकं 
वर्षे राज्य केलें. त्याच्या आईेचें नांव अथल्या; ही 
अन्लरीची नात. ३ त्याची चालचलणूक अहाबाच्या 
घराण्यासारखी होती, कारण दुष्कृत्ये करण्यास त्याची 
आई त्यास सह्ठा देत असे. ४ अहाबाच्यो धराण्या- 
प्रभाणे. परमेश्वराच्या दृष्टीनें जें वाईट तें त्याने केलें: 
त्वाच्या बापाच्या म्रृत्यूनंतर त्या घराण्यांतील लोकांनीं 
त्य़रास. असा -सह्मा . दिला .कीं त्यायोगें त्याचा 
नाश झाला: ५ तो त्यांच्या मसलतीनें इस्राएठाचा 
राजा यहोराम. बिन. अहाब याच्याबरोबर रामोथगिलाद 
येथें अरामाचा. राजा हजाएल. याजशीं.. ठढावयास 
गेला,:. तेव्हां- अरामी: लोकांनीं योरामास घायाळ केलें, 
: ६. तो इजाएलाशीं.. रामा. येथें लढतांना . अरामी 
करून । लोकांच्या. हातून जे घाय. त्यास झाले. होते ते बरे 
र : व्हावे :.म्हणून :- तो. इज्रेल येथें . गेला. अहाबाचा पुत्र 
मिळाली ' तिलकी सवे आणि राजपुत्र व. राजस्िंया हीं. यहोरामः हा इक्नेल येथें. आजारी होऊन पडला होता 
अवषी. :त्यांनीनेलीं;. त्याचा कनिष्ठ पुत्र यहोआहाज॑. | म्हणून. यहूदाचा राजा यहोराम याचा पुत़् अजर्‍या 
याच्याखेरीज. त्याच्यापाशी कोणी पुन्न राहिला. नाहीं. । त्याच्या: समाचारास गेला. ७ अहब्याचा .नाश देवा 
$८- यानंतर परमेश्वराने : त्याच्या आंतव्यांस असाध्य । कहून : झाला; 'कारश त्यानें योरामाची संगति धरिली 
रोगाची पीडा. छाक्लि. १५ : उत्तरोत्तर त्या. रोगाच्या | होती; . अह्यबाच्या. घराण्याचा - उच्छेद . करावा म्हणून 
कारणानें त्यावीं-आंतडीं गळत गेलीं: आणि तो अत्यंत | परमेश्वराने बहू. बिन निमझी. यास अभिषिक्त. .केलें 
पीडा भोगून दोन. वर्षांच्या अंतीं:मरण पाब्रछा. त्याच्या: | होतें; त्याच्याशीं सामना करावा म्हणून तो तेथें 
वाढवडिलांसाठीं लोकांनीं जशी. धूफडव्यें :जाळिलीं. होतीं | येऊन - बहोऱामाब्ररोबर निवाला होता. : ८ येहू 
तशीं. त्या'च्याप्राठी सुळींच जाळिलीं ..नाहींत. -.२०..लो | अहांबाच्या घराण्यास शासन करीत असतां 
राज्य -करूं-ल्मगला तेव्हां बत्तीस वर्षांचा होता; त्यानें: | यहूद्चे सरदार व अहज्याचे पुतणे हे अहज्याच्या 
षे “यख्छलेमात -तो. - "0 अथवा: महोआहाज; २१:१७ पाहा. . 
होऊन मंज. पावला; त्मास . दावीदपुद्ठंल; मूंब्माती; : .<२ अथवा : बावीस; २ राजे ८:२३ पाहा. 
|. ५.३ अथवा: अहब्याः २२:१५: पाहा. . २-अथवा! 
7: याशेनञांव:२२:१- येथे. अदज्या असे भाहे. :.:...--| यहोशेबा: .२: राजे ११:२ पाहा. 4 


इट 




























चालांवयास : लाविलें, त्याप्रमाणेच तुझ्याहून. चांगळे असे 
जे. तुंह्या बापाच्या घराण्यांतील तुझे त्यांचा 
तू. वॅघ केलो, १४ यामुळें पाहा, तुझे लोक, तुझी 
मुलेंबाळें, “तुझ्या : स्त्रिया, व तुझे सवे घन यांवर 
परमेश्वर मोठा प्रहार. करील; ' १५ तूं आंतब्यांच्या 
रोगाने बहुत- पींडा पावक्तील; तो रोग इतश्न वाढेल 
कीं त्यामुळें : दिवसानुदिवेस लुझीं. . आतडी .गळून 








२'इंतिहस 





सेवेस असलेले त्यास. आढळले; तेव्हां त्याने त्यांचा 
वध केला. ९. त्यानें अहज्याचा शोध लाविला; त्यास 
त्याच्या : लोकांनीं पकडिलें; तो शोमरोन येथें लपून 


राहिला . होता; त्यांनीं त्यास येहूकडे नेऊन त्याचा. 
वध केला व त्यास मूठमाती दिली; ते म्हणाले, जो 


यंहोशाफाट परमेश्वरास  जिवेंभावे. शरण गेला त्याचा 
हा पुत्र. अहज्याच्या घराण्यांत राज्ये करण्यास समर्थ 
असा कोणी उरला नाहीं. 

१० अहज्याची आहे अथल्या. हिने आपला पुत्र 
मेळा असें पाहिळें तेव्हां तिनें उठून सवे राजवंशञाचा 
संहार केला.' ११ तरी राजकन्या यहोऱबोथ हिने 
अहज्यांचा पुनत्न योवाश यांस त्या वधावयाच्या राज- 
पुत्रांतून चोरून नेलें आणि बिछाने ठेवण्याच्या कोठडीत 


त्याच्या दाईनें त्याला छपवून ठेविलें. याप्रमाणे. यहोराम 


राजाची कन्या जी यहोयादा याजकाची. पत्नी यहोश- 
बाथ (जी अहज्याची बहीण होती ) तिनें. योवाशाला 


अथल्येपासून छपविलें म्हणून तिला त्याचा : ब्रध करिता. 


आला नाहीं. १२ देवाच्या. मंदिरांत त्यास सहा वर्षे 
छपवून ठेविलें होतें; तेव्हां अथल्येने देशावर राज्य केलें. 
। १ सातव्या वर्षी महोयादानें आपली मज- 


- बुती करून दशतपाति अजऱ्या “बिन यरोहाम, : 


इस्माएल बिन यहोहानान, अजऱ्या बिन ओबेद 

मासेया. बिन अदाया “आणि अलीशाफाट बिन जित्री 
यांच्याशीं करार करून त्यांस आपल्या पक्षाचे केलें. 
२ त्यांनीं यहूदा देशभर फिलून त्यांतील सव नगरांतून 
लेवी आणि इचल्नाएलाच्या. पितूकुळांचे ' प्रमुख पुरुंष यांस 
एकवट केलें आणि ' ते यरुठलेमास आले. ३ सर्वे 
मंडळीने देवाच्या मंदिरांत राजाशी करार केला. 
यहोयादा त्यांस म्हणाला, दाविदाच्या वंदजांविषयीं 
परमेश्वराने सांगितळें आहे त्याप्रमाणे राजपुत्राने. गादीवर 
बसावें. ४ तुम्हांस करावयाचें ते हच कीं तुमच्यांतल्या 
याजकांपैकीं व लेव्यांपेकी : एकतृतीयांश लोक .शब्बाथ 
द्रिबशीं येत असतात, त्यांनीं द्वारपालांचें काम : करवे. 
५ एकतृतीयांश :लोकांनीं : राजमंदिरावर' - पहारा करावा 
" १ अथवा: कहोसोेबा; २ राजे ११:२ पोहा. . : - 








अ० २२५८-२४१४ 





आणि एकतृतीयांश लोकींन्री:-तळाच्या वेज्ञीपाशी असावें. 
आणि बाकीच्या सर्बे लोकांनीं. परमेश्वराच्या मंदिराच्या 
अंगणांत. राहावे. ६ याजक 'व. सेवा करणारे: लेवी' 
यांखेरीज क्रोणी देवाच्या मंदिरांत येछं-- नये; : त्यांनींचं 
मात्र. आंत यावें, कारणे ते पवित्र, होत;. बाकीच्या 
सवे. लोकांनीं परमेश्वराच्या ' मंदिराचा पहारा करावा. 
७. लेव्यांपेकीं प्रत्येक मनुष्यानें आपआपल्या हातीं शब्षे 
घेऊन राजासभोवतीं उभें राहावें; : कोगी मंदिराच्या 
आंत आला कीं त्यास भारून टाकावे; राजा आंत बाहेर 
येईल: जाईल. तेव्हां तुम्ही त्याजबरोबर असावें. 
८. 'महोयादा याजकाच्या- आल्ञेप्रमाणे लेव्यांनीं ब - सवे 
यहूद्यांनी केळे; त्यांतल्या प्रत्येकाने शब्बाथ दिवशीं 
आंत येण्याची ज्यांची -पाळी असे व. कामावरून परंत 
जाण्याची ज्यांची पाळी असे त्यांची व्यवस्था केली; 
यहोयादा याजकाने. कोणत्याहि पाळीपाळीने येणाऱ्या 
लेंव्यांस निरोप दिला नव्हता. ९ . दावीद राजाचे भाले, 
बर्च्या व ढाली जी. देवाच्या मंदिरांत होतीं -तीं यहोयादा 
याजकाने घेऊन शतपतींना दिलीं. . १० त्यानें प्रत्येक. 


'मनुष्यास आपआपल्या . हातीं हत्यार घेऊन - मंदिराच्या 


वेदीच्या व मंदिराच्या: जवळ: राजासभोवतीं ,उजन्या ब 
डाव्या ब्राजूस-- उमें- राहावयास सांगितले. :*११ मग. 
त्यानें राजकुमॉरास बाहेर आणून. त्याच्या शिरीं मुकुट: 
ठेविला आणि त्योस आज्ञापट देऊन राजा केलें; यहोयादाः- 


व त्याचे पुत्र यानीं त्यास अभिषेक: केला; तेव्ह सर्वे लोक 


म्हणाळे, राजा :व्विरायु होबो;. १२:- लोक धावतंपळत 
आहेत व राजाची स्तुति करीत आहेत, ही गडबड 
ऐकून अथल्या परमेश्वरांच्या मंदिरांत लोकांकडे आली; 
१३ आणि पाहते तों राजा प्रवेशस्थानीं: आपल्या 
नेहमींच्या स्तंभापाशीं उभा आहे, सेभानायक॑ व करणे 
वाजविणारे राजाजवळ * आहेत; देशचे. सवे लोक. 
करणे वाजवून आनंद करीत: आहेत; गाणारे व स्तवन 


*शिकविणारे वादे वाजवीत आहेत; हें अथल्येच्या दृष्टीस 
'पडळें, तेव्हां ती आपलीं वरत फाडून फितुरी 'रे फितुरी. ! 


असें म्हणाली. : :१४--मग यह्योयादा याजकाने - सेनेवरील 
शतफ्तींस बाहेर ओणून आज्ञा केली कीं तिला. सैन्याच्या 


डड 


भ० २३:१४-२४:१३४ 


२ इतिहास 





रांगेंतूत बाहेर काढा; तिच्यामागून जो जाडेल त्याचा 
वघ करा; कारण परमेश्वराच्या मंदिरांत तिचा वघ 
होऊं नये अंसे याजकाने सांगितळें. १५ तेव्हां त्यांनीं 
तिला जाण्यांसाठीं वाट केली; राजमंदिरीं जाण्याच्या .घोड- 
वेशषीरने ती निघून गेली; तेथें त्यांनीं तिला .जिवें मारिठे... 

१६ यानंतर यहोयादा, राजा व प्रजा. यांनीं 
. परमेश्वराचे लोक -व्हावें म्हणून यहोयादानें त्यांजकहून 
परमेश्वराशी करार करविला. १७ तेव्हां सवे लोकांनीं 
यालदैवताच्या ' देवळांत जाऊन तें मोहून त्याच्या केद्या 
च मूर्त. यांचा भुगाभुगा केला आणि बालाचा याजक 
मत्तान याचा वेद्यांसमोर वध केला. १८ मोशाच्या नियम 
शाक्तांत लिहिळें. आहे 'त्याप्रमाणें व दाविदानें नेमून 


होती, त्यांच्या हातीं .यहोयादानें परमेश्वराच्या. मंदिराचे 
अधिकार' सोप्रबिळे. १९ कोणत्याहि प्रकारे कोणी 
अधुद्ध असला तर त्याचा आंत. प्रवेश होऊं नये म्हणून 


राजास बाहेर आणिलें; ते वरच्या वेशींतून निघून 

राजमंदिरांत. आले. आणि राजा राजासनावर बसला. 

२१ या प्रकारे देशचे सर्व लोक. आनंदित झाले व 

नगरांत शांतता झाली; अथल्येचा त्यांनीं तरवारीने 
चंध केला. »* . 

योवाश राज्य करूं लागला तेव्हां तो 

२९8 सात वर्षांचा होता; त्यानें चाळीस वर्षे यरुश 

लेमांत- राज्य केलें; त्याच्या आहेचें नांव. सिब्या, 

ती ' वैर-दोबा येथली. २.. यहोयादा याजक: याच्या सर्व 

हयातींत योवाझ. हा परमेश्वराच्या रटीने जें नीट तें 


करीत असे. ३ 'यहोयादानें* त्यास -दोन बायका करून 


दिल्या; त्यास पुन्न: ब्र कच्या झाल्या: ४ यानंतर परमे- 
श्वराच्या मंदिराचा; जीणोंद्वार करावा . असें. योवाशाच्या 
मनांत आलें; ५ म्हणून: त्याने. याजक ब॒लेवी यांस 


: करणार्‍या : कारागिरांना कामास लाविटें. 


एकत्र कलून म्हटलें, यर्षानुघर्ष तुमच्या देवाच्या 
मंदिराची दुरुस्ती व्हावी म्हणून तुम्ही यहूदाच्या सर्वे 
नगरांत जा व सवे इत्वाएलापासून पैसा जमा करा; 
हें कार्य त्वरित करा असें त्याने सांगितळें असतांहि 
लेव्यांनीं तें त्वरेने केळे नाहीं. ६ राजानें त्यांचा नायक 
यहोयादा . यास बोलावून विचारिळे, आद्ञापटाच्या 
तंबूसाठीं परमेश्वराचा सेवक मोझे आणि इस्राएलाची 
मंडळी यांनीं वहिवाट लावून दिल्याप्रमाणें यहूदा 
आणि यरद्ालेम यांतल्या लोकांपासून लेव्यांना कर 
जमा करावयास कां सांगितळें नाहीं ७ त्या दुष्ट 
अथल्येच्या पुत्रांनी देवाचें मंदिर मोडूनतोहून टाकिले 
होतें आणि परमेश्वराच्या मंदिरांतील सगळ्या समर्पित 
वस्तु त्यांनीं बालदैवतांला वाहिल्या होत्या. ८ राजाज्ञे- 
बरून लोकांनीं एक पेटी तयार करून परमेश्वराच्या 
मंदिराच्या दरवाजाबाहेर ठेविली. ९ मग यहूदामर 
व यस्टालेममर असें जाहीर करण्यांत आलें कीं 
देवाचा सेवक मोझे यानें रानांत इद्लाएलांवर जो कर 
बसविला होता तो परमेश्वराप्रीत्यर्थ लोकांनीं आणावा. 

० तेव्हां सर्वे सरदार व सवे प्रजाजन मोठ्या आनंदाने 
येऊन पुरेक्षी रकम जमेपर्यंत त्या पेटींत पैसे टाकीत 
होते. ११ लेव्यांच्या हातून राजाच्या प्रधानाकडे 
ती पेटी पोंचती होई व तिच्यांत बराच पैसा 

आहे असें त्यांच्या नजरेस पढळें म्हणजे राजाचा 
चिटणीस. ब मुख्य याजकाचा नायक हे येऊन ती 
पेटी रिकामी करीत, मग ती परत जागच्या जागीं 
पैसा जमविला. १२ मग राजानें व. यहोयादानें तो 
पैसा परमेश्वराच्या मंदिराचे काम करण्यास दिला बं. 
त्यांनीं. परमेश्वराच्या मंदिराचा . जीणाद्वार करण्यासाठीं 
रोजानें गवंडी व सुतार लाविले आणि परमेश्वराच्या 
मंदिराची दुरुस्ती करण्यासाठीं लोखंडी व पितळी काम 
१३ या 
आअकारें: कारामिरांनीं कामास लागून तें पुरें केलें; त्यांनीं 
१४ तें सर्व- काम आटोपल्यावर बाकी राहिलेले. पेसे 


४८६ 


र इतिहास. 


त्यानें नेऊन राजास व यहोयादांस दिले; "परमेश्वराच्या 
_मंदिराम्रीत्यर्थ त्या. पेंशयांचीं सेवेची -व अपंणाचीं 
पात्रे, चमचे आणि सोन्यारप्यांचीं. इतर पात्रें बनविली. 
यहोंयादाच्या . आयुष्यभर परमेश्वराच्या मंदिरांत 
होमबलि नित्य .अर्पीत असतं. १७. पुढें ' यहोयादा 
वृद्ध व पुऱ्या वयावां होऊन सल्यु. पावला; तो मृत्यु 
पावला तेव्हां त्याचें वय एकक्षेंतीस वर्षांचे होतें. 
६ त्यास. दावीदपुरांत राजांमध्ये मूठमाती देण्यांत आली, 
कारण त्यानें इत्वाएलांत देव व त्याचें मैद्रि यांच्यासंबंधानें 
चांगलें काम केळे होतें. १७ यहोयादा मरण पावल्या- 
नंतर यहूदाच्या सरदारांनी राजाकडे जाऊन त्यास 
मुजरा केला व राजानें त्यांचें म्हणणें ऐकळें. १८ मग 
ते आपल्या पूरवेजांचा देव परमेश्वर याच्या मंदिराचा 
त्याग करून अहोरा मूर्ति. व इतर सूर्ति यांची - उपासना 
करूं लागले; या त्यांच्या अपराधामुळें परमेश्वराचा क्रोध 
यहूदावर व यरुलेमावर भडकला. १९ तरी त्यांस 
आपणाकडे परत आणावे म्हणून परमेश्वराने त्यांजकडे 
संदेषे पाठविले; त्यांनीं त्यांचा निषेध केला पण ते कांहीं 
ऐकतना. २० मंग 
याजकांचा पुत्र जखऱ्या याच्यां ठायी आला; त्याने उंच 
- जागीं उभें राहून लोकांस म्हटलें, देव म्हणतो, तुम्ही परमे- 
श्रराची आज्ञा कां उल्लेघितां ? अशानें तुम्हांस यश येणार 
नाहीं; तुम्हीं परमेश्वरास सोडिले 'म्हणून त्यानेहि तुम्हांस 
' सोडिले आहे. २१ मग त्यांनीं त्याजविरुद्द कट कूल 
-राजाझेने परमेश्वराच्या मंदिराच्या अंगणांत त्यास दगड- 
मार केला. २२ याप्रमाणे त्याचा बाप यहोयादा यानें 
केळेळे उपकार योवाश& राजा स्मरला नाहीं, पण 
त्याने त्याच्या पुत्नास वघिलें. त्याच्या मृत्युसमयीं तो 
म्हणाला, परमेश्वरा, हें अवलोकन कॅरून याचें उसने 
फेड. २३ नवें वर्षे लागतांच अराम्यांच्या सेनेने त्याज- 
वर स्वारी केली; ते यहूदा व यरुठालेम यांजवर चोळून 
येऊन त्यांनीं लोकांपैकी. सरदार होते त्यांचा नायनाट 
केला व त्यांचें सवे धन लटून दिमिष्काच्या राजाकडे 


पाठवून दिलें. २४ अराम्यांच्यां सैंन्यांत.. फार थोडे |. 
स्यक होते तरी परमेश्वराने त्यांच्या हाती एके -कीरं 


परमेश्वराचा आत्मा यहोयादा 


अ० २७१४०२५५ 


मोठें सैन्य लागू दिलें; कारणं त्यानी आपल्याम्पूर्वजांचा 
देवःपरमेश्वर याचा त्याग केला होता. या प्रकारे त्यांनीं 
योंवाश्ञाला शासन केळे. २५: ते. त्याला : मोठाल्या. 
जखमांनीं घायाळ. करून निघून गेले; तेव्हां. त्याच्या 
सेवकांनी यहोयादा याजकाच्या ' पुत्राच्या खुनाकरितां 
त्यांजशीं फितुरी करून तो बिछान्यावर पडला असतांना 
त्याजवर प्रहार करून त्याला ठार केलें. त्यांनीं. त्यास 
दावीदपुरांत मूठमाती . दिली, . राजांच्या कबरस्तानांत 
दिली नाहीं. २६ ज्यांनीं त्याजशीं फितुरी केली ते हे: 
शिमथः अम्मोनीण हिचा पुत्र 'जाबाद' व. मवाबीण 
शिम्रिथे हिंचा पुत्र यहोजाबाद. २७ योवाद्याचे पुत्र, 
त्य़ाला सांगितलेली मोठी शिक्षा व देवाच्या मंदिराचा 
जीर्णोद्धार यांविषयी सवे कांहीं राजांच्या. बखरींत 
पुस्तकांत लिहिलें आहे. त्याच्या जागीं त्याचा पुत्र 
अमस्या हा राजा झाला. 
१ अमस्या राज्य करू लागला तेव्हां 
२५ पंचवीस वर्षीचा होता; त्यानें यरुरलेमांत एकुण 
तीस वेर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें नांवं 
यद्दोभदान होतें; ती . यर्दाळेमंची होती. २ परमे: 
श्वरांच्या दृष्टीने जें नीट तें त्यानें केलें, पण ते खऱ्या 
अंतःकरणाने केळे नाहीं. ३ त्याच्या . हातीं राज्य 
कायम झालें तेव्हां ज्या त्याच्या सेंवकांनीं त्याचा बाप 
रांजा' योस वधिलें होतें त्यांस त्यानें जिवे मारिले; 
४ पण त्यांच्या सुलांबाळांस त्याने मारिळें नाही. 
मुलांमुळें बापास मारूं नये व बापासुळें मुलास मारूं 
नये, ज्यानें पाप केळे तोच आपल्या पापास्तव मरावा 
अशी जी परमेश्वराची आज्ञा मोशाच्या नियमकास्रांत 
लिहिली आहे तिच्याप्रमाणें त्याने केळे. ५ अमस्याने 
अवघा यहूदा व बन्यामीन मिळविला व त्यांच्या 
पितृूकुळांप्रमाणें त्यांजवर सहस्रपति व शतपति नेमून 
दिले; जे वीस वषीचे व त्याहून अधिक वयाचे होते 
त्यांची त्यानें गणती केली तेव्हां. युद्ध करावयाजोगे व 
भाला. व ढाल - धारण करण्याजोगे तीन. लाख निवडक॑ 
१ अथबा: जोजाखार: २ राजे १२:२१ पाहा. 
२ अथवा: शोमर: २ रॉजें १ २२१ “पाहा. 





४८०9 


अ० २९५५-९४ > 


| २ इतिहास 





लोक - भरले. ६ त्याप्रमाणेच त्यानें: शंभर . किकार 
चांदी देऊन एक लाख इल्लाएल योद्धे चाकरीस : ठेविले; 
७' पणं देवाचा एक माणूस त्याजकडे . येऊन 
हे राजा, इस्ाएलाच्या सेनेने तुजबरोबर जाऊं नये, 
कारण... परमेश्वर . इस्राएलाच्या म्हणजे सवे एफ्राईम 
वंशजांच्या बरोबर ' नाही; ८ पण तू जाणारच तर 
मदुमकी कर; बुद्ध करण्याची हिंमत बांध. देव 
तुला आपल्या इात्रपुढें चीत . करील; साहाय्य करण्यास 
व चीत करण्यास देवाला सामर्थ्य आहे. ९ अमस्याने 
देवाच्या. . माणसास विचारिले, मी रांभर. किकार 
. रुपें इख्ाएल सैन्यास देऊन चुकलो . आहें: त्याच्या- 
संबंधानें मी काय करूं १ देवाच्या माणसाने उत्तर दिलें, 
तुला याहूनहि अधिक देण्याची परमेश्वरास . ताकद 
आहे. १० मग. एफ़ाइमाहून जें सैन्य त्याजकडे आलें 
होतें त्यानें. स्वस्थानी परत जावे म्हणून अमस्यानें 
तं निराळें केलें; तेव्हां. यहूदावर त्यांचा राग फार 
भडकला .व ते. अत्यंत क्रोघायमान होऊन स्वस्थानी 
परत गेले. ११ .. .अमस्यानें हिंमत करून आपल्या 
लोकांस युद्धास नेलें; . क्षारखोऱ्यांत . जाऊन सेइर 
वंडजांपैकी दहा हजार लोक त्यानें. वघिळे. १२ यहूदी 
लोकांनीं. आणखी दहा हजार पाडाव केले व. त्यांस 
पचेतशिखरावर नेऊन त्यांचा कडेलोट . केला, . आणि 
त्यांचा. चुराडा झाला; १३ पण जें सैन्य लढाईस आपल्या: 
बरोबर न :नेतां. अमस्यानें.. परत लावून दिलें होतें 
त्यानें शगमंरोनापासून बेथ-होरोनापर्यंत यहूदाच्या 
नगरांवर हक्का, केला; यांनीं. त्यांतल्या तीन हजारांस 
ठार करून पुष्कळ लूट नेली. 

१४ . अदोम्यांचा संहार . करून परत आल्यावर 
अमस्यानें सेइर लोकांचीं दैवतें आणून त्यांस आपले 
देव मानिळे आणि तो त्यांची उपासना कलू लागला 
व॒ त्यांच्यापुढे. धूप जाळू लागला. १५ तेव्हां 
अमस्यावर . परमेश्वराचा कोप... भडकला व 
त्यानें त्याजकडे. एक - संदे पाठविला; तो त्यास 
महणाला, ज्या मूर्तीला आपल्या लोकांस “ तुझ्या. हातांतून 
सोडवितां आलें नाहीं त्यांच्या भजनीं तूं का. लागलास ? 


१६ तो त्याला असें बोळ लागला ६ दा ल पा वला त्या लात क व काल त जा लात त्यास 
म्हणाला, मीं तुला आपला मंत्री. केळें आहे काय ? गप्प 


म्दणाला, | राहा; तुला मार पाहिजे काय? तेव्हां संदेष्टा गप्प 


राहिला. मग तो महणाला, मला ठाऊक आहे कीं देवाने 
तुझा नाश करण्याचें ठरविळें आहे, कारण तूं हें असें 
केलें आहे व माझा स्का घेतला नाहीं. 

१७ मग यहूदाचा राजा अमस्या यानें मसलत घेऊन 
इस्राएलाचा राजा योवाही बिन यहोआहाज बिन येहू 
याजकडे निरोप पाठविला की चल, आपण एकमेकां- 
समोर उभे राहूं. १८ इस्माएलाचा राजा योवाश यानें 
यहूदाचा राजा अमस्या यांस सांगून पाठबिळें कीं लवा- 
नोनांतल्या कांटेझुडपार्ने लबानोनांतल्या एका गंधसरूकडे 
मागणी केली कीं तुझी मुलगी माझ्या मुलास दे; लबा- 
नोनांत असळेला एक वनपझ्यु त्या वाटेने गेला, त्याने तें 
कांटेझुहूप पायाखालीं तुडवून टाकिले. १९ तूं म्हणतोस, 
मीं अदोमाचा मोड केला; त्यामुळें तुझें हृदय उन्मत्त 
होऊन तूं फुशारकी मारीत आहेस; आपल्या धरीं 
बैस; तू पत्तन. पावशील व तुजबरोबर यहूदा पतन 


.पावेल; तू आपण: होऊन अरिष्टास कां आमंत्रण करीत 


आहेस £ २०. अमस्या कांहीं केल्या ऐकेना; कारण ते 
अदोमाच्या दैवतांच्या नादीं. लागले होते म्हणून त्यांस 
त्यांच्या शत्रूंच्या स्वाधीन करावें असा देवाचा संकेत 
झाला होता. २१ तेव्ह इस्साएलाचा राजा योचाश 
चढाई करून गेळा; तो व यहूदाचा राजा अमस्या यांचा 
यहूदा देशांतील बेथ-शेमेश येथें सामना झाला. 
२२. इस्नाएलापुढें यहूदाची त्रेधा उडाली आणि ज्यानें- 
त्यानं आपापल्या डेऱ्याकडे पळ काढिला. २३ इल्या- 
एलाचा राजा योवाश यार्ने यहूदाचा राजा अमस्या: 
बिन योबाद बिन यहोआहाज यास बेथ-झेमेश येथें 
पकडून यरुशलेमास नेलें; आणि त्याने एफ़ाईमी वेक्षी- 
पासून कोपऱ्यावरील वेशीपर्यंत यरुशलेमाचा चारशों 
हात कोट पाहून टाकिला. २४ जेवढें सोनें, रुपें व 
पात्रेहि देवाच्या मंदिरांत ओबेथ-अदोम याजपाशी 

__१ अथवा यहोआदा ( त्याप्रमाणेच १८,२१,२३ 
व २५ ह्मा ओव्यांत ); २ राजे १४:८ पाहा. 





डटट 


अ २५३ रड ष्ट 





11३ 
श्र 


घाळून आणिलें. आणि यहूदाच्या राजधानीत त्याच्या 


पितरांजवळ जाऊन निजल्यावर उल्यीयानें एलोयाची 
'अजबुत्ती करून. पुनः तें. यहूदाच्या . सत्तेत आणिलें. 


'४. त्याचा . बाप अमल्या याच्या एकंदर वागणुकीस 
अजुसरून- परमेश्वराच्या - दृष्टीने जे. नीट तें तो: करी. 
५. देवा'े दृष्टांत जाणणारा .जखऱर्‍या. याच्या वेळीं: तो 
देवाच्या भजनी लागलेला असे; देवाच्या भजनीं जोंवर 
तो लागळा होता तोंबर त्यार्ने त्याचे ' कल्याण 
केलें. ९ 
यब्ने व अशदोद यांचे कोट पाहून टाकिळे आणि 
अश्वदोदाच्या आसपास व पलिष्ट्यांमध्यें . त्यानें. नगरे 
बसविळीं. ७ पलिष्टी, गुर-बाळवासी अरब .व मऊनीं 
यांच्याविरुद्ध देवाने त्यास साहाय्य  केटें. ८ अम्मोनी 


छोक उज्ीयास कर देत असत; (त्माची कोर्ति मिसर. 


देशाच्या सीमेपर्यंत जाऊन - पसरली, कारण तो  महा- 
१ याचें नांव २ राजे १४:२१ येथें अजऱया अर्से आहे. 


त्यानें जाऊन पलिष्ट्यांशी.- युद्ध केलें; गथ, 


बुरुजांवर चं प्राकारांवर चतुर कारागिरांनी नवीन: 
काढलेली यंत्रेंहि त्यानें ठेविली; त्या यंत्रांनी बाण व 
मोठे थोडे फेकून मारिता येत असत. त्याची कीर्ति 
दूरवर पसरली; . त्यास इतकें विलक्षण साहाग्र्य. मिळालें. 


कीं तो महासामर्थ्यवान्‌ झाला. 


१६ तो समर्थ झाला तेव्हां त्याचें हृदय उन्मत: 
होऊन तो बिघडला, आणि आपला देव परमेश्वर याच्या 
आक्ञेचें त्यानें उल्लंघन केलें; धूपवेदीवर धूप जाळण्या-- 
साठीं तो परमेश्वराच्या मंदिरांत गेला. १७ अजऱ्या' 


' याजक व त्याजबरोबर परमेश्वराचे याजकपण 'करीत 


असलेळे ऐशी वीर पुरुष त्याच्या पाठोपाठ आंत. गेले;- 
१८ त्यांनी उज्जीया राजाचा प्रतिकार करून म्हटलें, . 


हे .उंब्वीया, परमेश्वरा्रीत्य्थ धूप जाळणें हे तुझें काम 
नव्हेई*भहरोनाचे वंशज जे वाजक, ज्यांना धूप जाळ-- 
.्यांसाठी पवित्र कलें आहे, त्यॉलेच हे. काम आहे; द॑_ 


ववित्रस्थानांदून निघून जा, कारण तूं मंयदिचें उल्लंघन 


४८९ 


अ .२९६४१८-रेटः८.. - २ इतिहास 





'केळें आहे; अशाने परसेश्वर.. देवाकडून तुझे गौरव होार । खंडणी. दिली. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीहि अस्सोनी 
नाहीं. १९ तेव्हां उज्रीयास क्रोघ-आला. - धूप जाळण्या- | लोकॉनी. अशीच खंडणी दिली. ६ योथाम आपला देव 
साठीं. त्याने: हातांत थुपाटणें घेतलें हेते; आणि तो | परमेश्वर यास स्मरून आपली वर्तणूक ठेवी .म्हणून तो 
याजकांवर... -संताप्रछा... असतां, .. त्यांच्यादेखत . परमे- समर्थ झाला.. ७... ग्रोथामाची अवशिष्ट कृत्ये, त्याच्या 
आ्राच्या -मंदिरांत :धूपवेदीजवळ त्याच्या कपाळावर कोड |. सवे ' लढाय़ा व. त्याचें वर्तन हीं सवे इस्राएल व यहूदी 
उठलें:- २० . अजऱयाः मुख्य याजक. व्‌ -दुसरे. सवे याजक. | यांच्या-:राक्ांच्या बखरींत वर्णिली आहेत. ८तो राज्य 
यांनीं..पाहिळें तों त्याच्या कपाळावर कोड 'उठळें. भह्हे | करू ठाग्रला--तेव्हां पंचवीस वर्षाचा होता व यर्दा- 
-असें त्यांच्या दृ्टीस पडळें; तेव्हां त्यांनी त्यास तेथून | 'लेमांत.त्याने सोळा वर्षे राज्य केळे. ९ योथाम आपल्या 
लवकर घालवून दिलें; परमेश्वराने आपणास तढाका . दिळा |: पितरांजबळ जाऊन निजला; .त्यास दाबीदपुरांत मूठमाती 
आहे हे जाणून तोहि उतावळीने बाहेर .. निघाला..! दिकऊी आणि - त्याच्या जागीं. त्याचा: पुत्र आहाज हा 
२१. उन्बीया. राजा. आमरण कोडी राहिला; तो कोडी ।.राजा झाला. 


.असल्यामुळें. एका धरांत ..निराळा .... राहत .»-असे. : १ आहाजं. राज्य करू लागला तेव्हां 
'त्यास . परमेश्वराचे - मंदिर वज्ये झालें, .व त्याचा | १८. वीस. बषाचा होता; त्यानें. यर्दलेमांत सोळा 
पुत्र ::योथास ::हा : राजघराण्याचा : :कारभारी . होऊन वर्षे राज्य केर्ले; त्याचा .प्रुकेज दावीद यानें पर- 


देशच्या-कोकांचें: शासन. करू लागला... २२ उब्बीयाची | मेश्वराच्या दृष्टीनें जें ठीक ते: केळे. होतें त्याप्रमाणे 
अथपासून:- इतिपर्यत-: सर्वे .. अवशिष्ट छृंत्यें - भामोजाचा | त्याचें केळें नाहीं: २ तो.इस्लाएलांच्या. राजांच्या मार्गानी 
पुत्र यशया: संदेटा सने लिहिलीं आहेत. .२२ डन्ीया |: चालला; त्याने -बाळ. दैवतांच्या ओतींव मूर्ति केल्या. 
आपल्या पितरांजबळ जाऊन निजला; तो कोडी : होता |: ३ त्यानें हिन्नोमपुत्राच्या खोऱ्यांत धूप. जाळिला आणि 
म्हणून. राजांच्या : खासगी * हइमशानभूमींत * त्याला | ज्या. राष्ट्रांस- परमेशराने इस्राएल लोकांपुहून घालवून 
मूठमाती : दिली;-- त्याचा. पुत्र ::योथाम त्याच्या: जशीं | दिलें. होतें. त्यांच्या अमंगळ कृतींस . अनुसरून त्यानें 
राजा झाल; आपल्या मुर्ांचा  अभींत होम करून तीं आर्पिली. ४ तो 
। १. योथाम राज्य करूं लागला तेव्हा तो पंच- | उच्च स्थानीं टेकड्यांवर व प्रत्येक हिरव्या : व्रक्षाखालीं यज्ञ 

ी ऱ२्छ बीस. वर्षात होता; त्यानें यरुदाळेंमांत सोळा वर्षे | करी ब: घूप जाळी; ५ म्हणून त्याचा देव परमेश्वर यानें 
राज्य केलें; त्याच्या आहेचें नांव यख्ता असें.|: त्यास अरानी लोकांच्या राजाच्या हातीं दिलें; त्यांनीं स्यास 

होतें; ती..सादोकाची 'कन्या. २ परमेश्वराच्या. र्टीनें जें । जिंकूनं त्यांचे पुष्कळ लोक पाटाव करून दिसिष्कास नेले. 
ठीक तें त्यानें. केटें;: त्याचा आप उन्बीया आच्य़ा :एकंदेर | याशिवाय त्यास. इल्लाएंलाच्या राजाच्या. हातीं दिलें, 
वागणुकीप्रमाणें तो वागला; “मात्र. परमेश्वराच्या मैदिरांत | त्यार्ने मोठी कतल उडवून त्यास जेर केलें. ६ रमाल्याचा 
, त्यानें प्रवेश केला. नाहीं: त्रजाजन अधिकाधिक: चिंचडत... पुत्र. पॅकेह .- यने एका दिवसांत यहूदांतल्या एक 
चालले. ३ त्यानें परमेश्वराच्या मंदिराचा वरचा दह्याचा! लक्ष वीसं हजार शूर वीरांचा संहार केला, कारण 
बांधिला आणि:.ओफेलच्या. कोटावर. पुष्कळ बांघकांम'| त्यांनी. आपल्या वडिलांचा देव परमेश्वर यांस सोडून 
केळे. ४. त्यानें यहूदाच्या पहाडी देशांत शहरें वसविली |: दिलें. होतें. ७ एफ़ाइमांतल्या एका जिसी नामक महा- 
आणि. वनांत रढ्या व बुरूज बांझिले. ५ त्याने. अम्मोनी । वीराने. राजपुत्र. म्नासेया, घरकारभारी अज्ीकाम व 
लोकांच्या राज्यशीं लहून: त्यांजवर वर्चस्व... :मिळबिळें. | राजाचा नायक एलकाना यांचा वध केला. ८ इस्राएल 
त्या वषी; अम्सोनी . लोकांनीं: त्यास शंभर किकार- चांदी, | लोकांनीं. आपल्या. भाऊबंदांच्या स्रिया, पुत्र व कन्या 
दहा. इजार- कोर. गहूं;. दह्या हजारं.. कोर --जव -अल्ी-। मिळून - दोन लक्ष माणसें पाडाव करून नेली आणि 


४९० 


२ इतिहास अ० २८४८-२९४१ 
व॒यहूदाचा देश्षिण प्रांत योतीळं: नंगयांवर : स्वारी 
करून बेथ-दोमेश, अयालोन, खदेरोथ, सोलो व. त्याच्या 
आसपासचीं खेडींपारढी, तिश्रा व त्याच्या आसपासची 
खेंडींपाडी, आणि गिम्जो व. त्याच्या आसपासची. खेढी- 
पार्ढी. हीं. सर्व काबीज करून त्यांत राई. लागले: 
१९: इस्लाएलाचा राजा -आहाज याच्यासुळें परमेश्वराने 
यहूदॉंस धुळीस मिळविळें, कारण त्यानें. बेफाम वर्तन 
















स्यांस पुष्कळ छटूंन ती हट शोमरोनास नेली. ९ त्या 
समयी ओदेद नांवाचा परमेश्वराचा एक संदेष्टा तेथें 
होवा; .शोमरोनास सैन्य परत आलें त्यास मागीत गांठून 
तो म्हणाला, पाहा, तुमच्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर हा 
यहूदावर रागावला म्हणून त्यानें त्यांस तुमच्या हातीं 
दिलें; तुम्ही इतक्या क्रोधाने त्यांची कतल केली कीं तो 
गगनांपर्यंत . पोहचला आहे. १० गंहूदीं व यरुदालेमकर 
यांस आपळे दास. व दासी कशून ठेवावें असा 
तुमचा हरादा आहे; तर तुम्हीहि आपला देव परमेश्वर 
याचे अपराधी नाहीं काय ' ११ . तर आतां मोशे 
ऐका; तुम्ही आपल्या पॉडाव केलेला भाऊबंर्दास 
'यरत ' पाठवून द्या, कारण परमेश्वराचा कोप तुम्हांवर | सरदारांच्या. घरांतून धने घेऊन अस्हूरच्या राजाला दिलें 
'अतिशयित भडकला आहे. _१२ तेव्हां एफ़ाइमांतले | तरी त्याचा त्याला कांही उपयोग झाला नाहीं. २२ संकट- 

| योहा- | समयीं ह्या आहाज ' राजाने परमेश्वराचा : अधिकच 
भंपराध केलो; २३ दिमिष्काच्या ज्या दैवतांनी त्यास मार 


.२६ अथपासून इतिपर्यूत त्याचीं बाकीची छृत्यें व त्याचे 
, |.सवे वर्तेन हीं बहूदा व इत्राएल यांच्या राजांच्या बखरींत 
वर्णिली. आहेंत. २७ आहाज आपल्या पितरांजवळ 


१६ त्या समयीं आहाज राजानें अश्वरच्या राजांकडे 
जासूद पाठवून - कुमक मागितली. १७ कारण अंदोमी |” : १ हिज्कीया : राज्य. करू लागत तेव्हां तो 
लोकांनीं पुनः येऊन यहूदास मार देऊन कांहीं कोक १९९, पंचवीस वर्षांचा होता; त्यानें एकुभतीस वर्षे 
थाढाव कलून नेळें होते. १८ आणि पलिष्टी लोक तळ- गंस्दाळेमांत राज्य केळें; त्याच्या आईेचें नांव 

४९१ 


अ० २९४१-२४ - 


हुक७े 
क. 


री 


पिया 


| 


1 


$$: 


। 


हृ टं | 


डर 
२: शि मळ 
१ 


य, 


मि 


कुड 
3 डा 


ट्क 


1110 
हु ्न्कुह 





ब मत्तन्या; १४ हेमान वंशांतळे महीएळ व | हात ठेविले; २४ मग: याजकांनीं ते. कापून इस्लाएछा- 


४९२ 


२ इतिहास 


अ. २९ रबन्ते%क 





जअहल. प्रायथित्त व्हावयासाठीं त्यांचें रक्त पापबलिं 
म्हणून वेदीवर शिंपडिलें; सवे इक्लाएलांसाठी होमापैण 
अं पापार्पण करावें. अशी राजाद्षा झाली. २५ दावीद व 
- नाजाचा द्रष्टा गाद आणि नाथान संदेष्टा यांच्या आहे- 
अमाणे झांजा, सारंग्या व वीणा वाजविण्यासाठीं लेव्यांस 
परमेश्वराच्या मंदिरांत उभे केळे; ही आज्ञा परमेश्वराने 
आपल्या संदेष्ट्यांच्या द्वारे केली होती. २६ दाविदानें 
करंविलेली वाद्यें घेऊन लेवी उभे राहिले व याजक 
कॅरंणे घेऊन उभेः राहिळे.. २७ मग हिज्कीयाने वेदीवर 
: महोमबळि आर्पिण्याची आज्ञा' दिली. - होमापेणास 
आरंभ झाला तेव्हां * परमेश्वराच्या . स्तोत्रासहि आरंभ 
वाला, ' आणि. करणे वं. इस्लांचा राजा दावीद 
याने करविलेलीं वार्ये वाजू लांगलीं.' २८ सर्वे मंडळी 
आराधना कहे लागली, गाथक- गाऊं लागले व करणेकरी 
करणे वाजवू. लागले; . होमार्पणाची समाप्ति होईपर्यंत 
के सर्व चाललें. होते. २९ यज्ञाची समापि झाली 
तेव्हां. राजाने व त्याजबरोबरच्या सर्व लोकांनी 
ननमन करून आराधना केली. २३० भग हिज्कीया राजा 
वव सरदार यांनीं. लेव्यांस आज्ञा केली कीं दावीद व 
आसाफ - द्रा यांचीं कवने गाऊन 'परमेश्वराची स्तुति 
'करा. तेव्हां त्यांनीं आनंदाने प्लुति. केली व आपलीं 
-मस्तर्के लववून आरांधना केली. ३१ मग हिज्कीया 
म्हणाला, आतां तुम्ही. आपणांस परमेश्वराला समर्पण 
केलें आहे तर जवळे येऊन परमेश्वराच्या मंदिरांत 
यज्ञे व उपकारस्मरणाचीं अपंणें आणा. तेव्हां मंडळीने 
यज्ठव व उपकारस्मरणाची अर्पणे आणिली आणि जे' उदार 
'मना'चे होते त्यांनीं होमार्पणें आणिलीं. ३२ मंडळींतील 
लोकांनीं यज्ञपश्षु आणिले त्यांची संख्या सत्तर बैल, 
शंभर मेंढे व दोनशीं कोकरे एवढी होती; हीं 
सवे परमेश्वराम्रीत्यर्थ होमापेणासाठीं होती. ३३ सहा 
बेळ व तीन हजार शोरडेंमेंढरें एवढे वाहिलेले पर्थ होते; 
३४ पण याजकांची संख्या फार थोडी असल्यामुळें त्या 
सर्वे होमबलींचीं कातडी काढितां येईनात म्हणून काम 
समाप्त होईपर्यंत व याजक आपणांस पवित्र करीपर्यंत 
त्यांचे बांधव लेवी यांनीं त्यांस मदत: केली; कारण 








आपणांस पवित्र करण्याच्या. कामी याजकांपेक्षा- लेवी: 
विशेष सात्विक मनाचे होते. २५ होसबलि पुष्कळ होते 
आणि - शांत्यर्पणांच्या पश्ंची :वपाहि '-पुष्कळ . होती; 
प्रत्येके होमबलीबरोबरः त्यांनीं पेयापैर्णेहि दिलीं... या. 
प्रकारें परमेश्वराच्या मंदिरांतील उपासना व्यवस्थितपणे 
स्थापिण्यांत आली.. ३६ तेव्हां हिज्कीया व सर्व प्रजा 
आनंदित झाली, कारण देवाने आपल्या. लोकांसाठी 
या संव गोष्टींची सिद्धता . केली. होती; हें अचानक 
“ १ :हिज्कीयांनें सये. इल्लाएल व. यहूदा यांस 
छे ७ आणि "एफ्राईम व मनइहे आंसंहि पने “लिहिन - 
कळविलें :कीं तुम्ही यरुदालेमांत परमेश्वराच्या 

मंदिरी इखाएलाचा देव. परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ 
वल्हांडण सण पाळावयास या. २ राजा, त्याचे सरदार 
आणि खयरझलेमांतील सर्वे मंडळी यांनीं विचार करून 
असें ठरविलें होतें कीं .बल्हांडण सण दुसऱ्या महिन्सांत. 
पाळावा. ३ त्यांस तो त्या समयीं पाळितां आला . नाहीं, 
कारण थोड्याच ' ग्राजकांनीं. आपणांस पवित्र . केटें: होतें 
व लोकहि यरळलेमांत जमले नव्हते. ४ ही गोष्ट राजास 
व सगळ्या. जनसमुदायास पसंत वाटली. ५ लोकांनी 
इस्राएलाचा. देव परमेश्वर  याच्याप्रीत्यर्थ . मरुहाळेमास 
येऊनं . वल्हांडण सण पाळावा असा डांगोरा बैर-शेन्या- 
पासून दानापर्यंत सवे इस्राएछांत पिटवावा असा. त्यांनीं 
ठराव केला; या प्रकारें एवढ्या मोठ्या ससुदायाने. हा सण 
शात्लांत लिहिल्याप्रमाणे पाळिळा नव्हता. ६ मग राजा 
व त्याचे सरदार यांच्याकडून पत्रे घेऊन जासूद राजाज्ञे- 
प्रमाणें. सर्व यहूदा 'आंतांत. फिरले; ते. लोकांस सांगत. 
गेले कीं इख्राएह लोकहो, अब्राहाम, इसहाक व इस्राएल 
यांचा देव.जो परमेश्वर त्याच्याकडे वळा म्हणजे अश्छूरी 
राजाच्या हातून वांचून जे लोक अवदिष्ट राहिले आहेत 
त्यांच्याकडे तो वळेल. ७ तुम्ही आपल्या वाढवडिलां- 
प्रमाणें व. आपल्या भाऊबंदांप्रमाणें होऊं नका; त्यांनीं 
आपल्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर याचा अपराध केल्यामुळें 


त्यानें त्यांची दुदेशा केली हें तुम्दांस दिसतच आहे. 


८ तुम्ही आपल्या पू्वजांप्रमाणें ताठ मानेचे द्ोऊं नका, 


४९३ 


32 


अ०.दे०!८-३१५१ 


२ इतिहास 





तर परमेश्वराफशी आणभाक करून जें पवित्रस्थान त्यानें कॉ १९ जे कोणी. आपल्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर 


कायमचे: पवित्रे केळें आहे, त्याजवळ. या आणि तुमचा 
देव परमेश्वर. याची उपासना करून त्याच्या भडकलेल्या 
कोपाचें निवारण. करा. ९: तुम्ही आतां परमेश्वराकडे 
वळलां तर ज्यांनीं तुमचे भाऊबंद व तुमची मुलें 
पाडाव करून नेली आहेत. ते त्यांजवर दया करितील, 
व तीं या देशीं परत येतीर, कारण तुमचा देव परमे- 
श्वर कृपाळू व.:दयाळू आहे, आणि तुम्दी त्याच्याकडे 
वळला. तर तो आपलें मुख तुमच्याकडून फिरविणार 
नाहीं. १० या प्रकारे. एफ्राईम व मनश्ही या प्रांतांतील 
नगरानगरॉतून _:फिंस्त -:जासूद ' जबळनापर्यंत गेळे, पण 
शोकांनी त्यांची टर उडंबून फटफंजिती केली. ११ तरी 
आशोर, मनरहो .व जबुळून यांतले कांहीं लोक नश्र 
होऊन यंरदाळेमास आळे; १२ आणि यहूदाला देवाचा 
असा वरदहस्त प्राप्त झाला कीं राजानें ब सरदारांनी 
परमेश्वराच्या वचनानुसार जी आह्ञा केली ती पाळण्यास 
ते एंकलित्ताने. तत्पर झळे. १३ दुसऱ्या महिन्यांत 
गेखमीर भाकरीचा सण पाळण्यास पुष्कळ लोकांचा मोठा 
ससुदाय यसदालेमांत जमा झाला. १४ त्यांनीं उठून 
यरुदालेमांतील सर्वे वेद्या व धूप जाळण्याच्या सर्व वेद्या 
काढून किद्रोन नाल्यांत फेकून दिल्या. १५. त्यांनीं 
दुसऱ्या महिन्याच्या चतुदैझीीस वल्हांडणपश्ठु मारिले; 
तेव्हां याजक व. लेवी लब्वित झाले व त्यांनी आपणांस 
पवित्र कलून होमबति परमेश्वराच्या मंदिरी आणिले. 
१६ देवाचा माणूस मोदे. याच्या नियंमशासत्रानुसार 
आपल्या क्रमाप्रमार्णे ते आपल्या ठिकाणीं उभे 
राहिळे; त्यांनीं ळेव्यांच्या हातून रक्त घेऊन शिंपडिठें. 
१७ ज्यांनीं आपणांस पवित्र केळें नव्हतें असे पुष्कळ 
लोक त्या. मंडळींत होते" म्हणून सवे अशद्ध लोकां- 
प्रीत्यर्थ वल्हांडणाचे यक्चप्च अपून परमेश्वराकरितां 
पवित्र करण्याचें काम लेब्यांस सांगितळें. १८ बहुत 
ठोकांनी, म्हणजे एफ़ाईेम, मनरदो, इस्साखार व जबुळून 
यांतल्या पुष्कळांनी आपणांस शुद्ध केलें नव्हतें तरी 
ते. वल्हांडणाच्या पश्चूंचें मांस शाऊळेखाविरुदध खात 
होते, कारण हिज्कीयानें त्यांच्याप्रीत्यथ प्रार्थना केली 


याच्या चरणीं. लागले आहेत ते पवित्रत्यानाच्या विधी- 
प्रमाणें शद्ध नसळे तरी त्या सर्वांच्या पापाची तो दयाळू 
परमेश्वर क्षमा करो. २० हिज्कीयाची ही प्रार्थना ऐकून 
परमेश्वराने लोकांस क्षमा. केली.. २१ जे इद्लाएल लोक 
यरुशलेमांत हजर होते त्यांनीं सात दिवसपर्यंत बेखमीर 
भाकरीचा सण मोठ्या आनंदाने पाळिला . आणि 
प्रतिदिनीं लेवी व याजक परमेश्वराप्रीत्यर्थ महानादाचीं 
वारे वाजवून परमेश्वराची स्तुति करीत .होते. २२ जे 
लेवी. परमेश्वराच्या सेवेंत प्रवीण . होते, त्या सर्वास 
हिज्कीयानें आश्वासन दिळें.. या प्रकारें शांत्यपणें करीत 
व॒आपल्या वाडवडिलांचा- देव परमेश्वर याचा. धन्यवाद 
करीत त्या पर्वांचे सात दिवस ते उत्सव करीत राहिले. 
२३ मग सवे मंडळीने असा विचार केला. कीं आणखी 
सात दिवस उत्सव करावा, आणि याप्रमाणे त्यांनीं 
आणखी सात दिवस आनंदानें पाळिळे. २४. यहूदाचा 
राजा हिज्कीया यानें अर्पणासाठीं मंडळीस एक हजार 
गोऱ्हे आणि सात हजार मेंढेबकरे दिले; आणि सरदारांनी, 
मंडळीस एक हजार गोऱ्हे व दहा हजार मेंढेबकरे दिले; 
त्या समयीं पुष्कळ याजकांनीं आपणांस पवित्र केलें. 
२५ तेव्हां याजक व लेवी यांसह यहूदाची सारी मेडळो 
आणि इल्लाएलांतूत आलेले लोक व इस्वाएलांतून आलेले. 
ब यहूदांत राहणारे परदेशीय या. सर्वानी उत्सव केला. 
२६ यसरुदाळेमांत फार आनंद झाला; इस्याएलाचा राजा 
दावीदपुत्र शलमोन याच्या वेळेपासून असा उत्सव 
यरुशलळेमांत कधीं झाला नव्हता. २७ मग लेवीर्य 
याजकांनीं उभे राहून लोकांस आश्षीर्वाद दिले; त्यांची 
बाणी देवार्ते ऐकली, आणि त्यांची प्रार्थना देवाच्या 
पविश्र निवासापर्यंत, स्वर्गापर्यंत, जाऊन पोहंचली. 
न १ हें सव आटोपल्यावर तेथें हजर असलेल्या 
४.९ सर्वे इस्याएलांनी यहूदाच्या नगरानगरांतून 
जाऊन यहूदा, बन्यामीन, एफ़ाईेम व मनश्शे या 
प्रांतांत असलेले मूर्तिस्तंम मोहून टाकिले, अशेरा मूर्ति 
फोहून टाकिल्या आणि उच्च स्थाने व वेद्या मोहून फोइून 
टाकिल्या; त्यांचा सवेस्वी विध्वंस केला. मग सर्व 


ड्ख्ड 





ण यय लोक  आपजापल्या र 
वतनांत गेले. २ परमेश्वराच्या छावणीच्या - द्वासीतं. 


होमबलि व शांत्यरपणें . करणे, सेवाचाकरी करणें, 


उपकारस्तुति व स्तवन ' करणें या. सर्वासाठी हिज्कीयानें 
याजकांचे व लठेव्यांचे :त्यांच्या त्यांच्या ' सेवेप्रमाणें क्रम 
वार वर्ग नेमिळे. ३ मय त्याने आपल्या. संपत्तीतून 
होमापणासाठीं राजभाग ठेरंचिला; परमेश्वराच्या नियम 


शात्लांत. लिहिलें आहे त्याम्रंमोणें नित्य सकाळची व 


संघ्याकाळचीं होमारपॅर्णे, शब्बाथ, . चंद्रदशेनें व नियतंपर्वे 
यांच्या 'होमबलींसाठीं, त्यानें राजभाग ठरविला. ४ परमे- 
श्वराच्या 'नियमक्यात्रानुसार याजक: वं लेवी यांना मना. 
पासून आपलीं कामें करिता यावी म्हणून त्यांचा भाग 
त्यांस द्यावा अशी आह्ञा .त्याने. यस्हळेमांत राहणाऱ्या 
लोकांस केली. ५ ही आज्ञा कानीं पडतांच इल्लाएल 
लोक धान्य, द्राक्षारस, तेल, मंध' आदिकरून भूमीचा 
प्रथम उपज आणि सगळ्या उत्पन्नाचा दशमांश संढळ 


हातानें देऊं लागले. ६ जे इस्नाएल व यहूदी यहूदांच्यां' 


नगरांत . राहत असत त्यांनीं बैल व शेरडेंमेंढरे यांचा 
दशमांडा आणि त्यांचा देव परमेश्वर याच्याप्रीत्यर्थ 
समपिलिल्या पवित्र वस्तूंचा दशमांशा आणून त्यांच्या राजी 
केल्या. ७ राजी घालण्याचे त्यानें तिसऱ्या महिन्यांत 
आरंभून सातव्या महिन्यांत संपविले. ८ हिज्कीया 
ब॒ सरदार यांनीं येऊन त्या राशी पाहिल्या तेव्हां ते 
परमेश्वराचा व त्याचे लोक इक्लाएळ यांचा धन्यवाद 
कल॑ लागले. ९ हिज्कीयानें याजक व लेवी यांस त्या 
राशींविषयीं बिचारिळें. १० तेव्हां सादोक घराण्यांतला 
अजऱ्या मुख्य याजक त्यास म्हणाला, लोक परमेश्वरा- 
च्या मंदिरांत अर्पणे आण लागले तेव्हांपासून आम्हांस 
पोटभर खावयास मिळून पुष्कळ शिल्काहे राहतें 
कारण परमेश्वराने आपल्या लोकांचें कल्याण केट 
आहे; जें दिल्लक राहिलें आहे त्याची ही मोठी रास 
आहे. ११ मगर हिज्कीयाने परमेश्वराच्या मंदिरांत 
खोल्या बांधण्याची आश्या केली व त्याप्रमाणे त्या 
बांधिल्या. १२ लोक अर्पणे, दशमांश ब वाहिलेल्या वस्तु 
प्रामाणिकपणे आणून पोचवू लागले; त्यांचा मुख्य 


गांवी आपपल्या 


० ै ३१४५-२१ 


इुष्यम, त्याचा भाऊ शिंमी हा होता.. ३२ 'कीन्न्या्चि . 
त्याचा भाऊ शिमी यांच्या हाताखालीं .यहीएल: अजच्या; 
नहथ,- . असाएल, यरीमोथ,  योजाबाद: . .अंलीएल: 
इस्मल्या,” महथ व. बनाया. दे. हिज्कीया राजा व 
देवाच्या मेंदिराचा-< अधिकारी अजर्‍यो यांच्या आह्ञेनें 
कारभारी नेमिले, १४ पंरमेश्वससं केलेलीं अपेर्णे व परम- 
पवित्र वस्तु यांची वांटणी करितां यांवी म्हणून इन्रना 
लेवी याचा पुत्र कोरे जो पूर्वेच्या द्वाराचा द्वारपाल होता. 


, त्यास स्वेच्छार्पणांची. देखरेखं करण्यासाठीं नेमिलें होतें. 


१५ त्याच्या हाताखालीं एदेन, मिन्यामीन, येशूवा, 
शभाया, असऱ्या व शस्तन्या हे होते; ते याजकांच्या 
नगरांत राहत असंत; त्यांच्या सव भाऊबंदांस, मग 


.ते लहान असोत कीं मोठे असोत, त्यांच्या त्यांच्या 
क्रमानुसार प्रामाणिकपणे वांटणी कलून देण्यासाठी 
'त्यांस नेमिले होतें. १६ तसेंच पुरुषोंच्या वंशावळींत 


नोंदिळेले जे पुरुष तीन' वर्षांचे व त्योहून अधिक वयाचे 
असून प्रत्येक दिवसाच्या कामासाठी परमेश्वराच्या 
मंदिरांत जात असत! त्यांच्या त्यांच्या क्रमानुसार जी 
त्यांची सेवा असे तीभ्रमाणे त्यास वांटणी देत असेत: 
१७ त्याप्रमाणें ज्यां यांजकांची, त्यांच्या. पितूकुळां. 
प्रमाणें वंशावळींत नोंद झाली होती त्यांस आणि 
जे लेवी वौस वेर्षांचे व त्याहून अधिक वयाचे असून 
आपलभापल्या क्रमानुसार काम करीत असत त्यांसहि 
वांटणी देत असत. १८ शिवाय वंशावळींत नोंदिळेल्या 
मुलांबाळांसं, स्त्रियांस, पुश्रांस व कन्यांस अश्या सर्व 
समुदायास वांटणी देत असत, कारण ते भापणांस 
प्रामाणिकपणाने पवित्र करीतं असत. १९ त्याप्रमाणें 
जे अहरोनवंशांतळे याजक त्यांच्या प्रत्येक नगरांत व 
शिवारांत राहत असत त्या सवे याजक पुरुषांस 
आणि लेव्यांपक्ती ज्यांची वंशावळींत नोंद झाली होती 
त्यांसाहे वांटणी देण्यासाठीं मनुष्य नेमिळे होते. 
२० हिज्कीयांनें या प्रकारें सवे यहूदांत हाच नियम 
लावून दिला; त्याचा देव परमेश्वर यांच्या दृष्टीने जें 
कांडी बरें, योंग्य व खरें ते तो करी. २१ देवाच्या 


४९५ 


_ अर ३१:५२१-३९५4 ढ 


२ इतिहास 





मंदिरांतील उपासना, . धर्मव्यवस्था व आक्षा यांच्या-,| असलेल्या. यहूद्यांकडे मदरतच काना, वळवा ग. माहा आच्या. | असतेतर . कारे तारविळे अ. योत रय पाठविळे:-- व त्यांस निरोप 


संबंधाने जें काम त्यानें आपल्या देवाच्या भजनी 
लागून आरंभिले. ते त्याने. पूणे मनोभावे. केलें व त्यांत 
त्याला यश आलि. 
१. या गोटी घडल्यावर व अशी. निष्ठा 
४ ९ प्रगट : झाल्यावर अश्रचा राजा - 
ग्रेऊन यहूदांत. प्रवेश. केला आणि तटबंदी नगरें 
जिंकून घ्यावयाच्या हेवू्ने.. त्यानें त्यांसमोर तळ दिला. 
२ सन्हेरीब. आला असून यरुशलेमाशीं लढण्याचा 
त्याचा मानस आहे असें हिज्कीयाने . पाहिलें, ३ 
स्यार्ने आपले सरदार व योद्धे यांची. मसलत. घेऊन 
नगराबाहेरील * पाण्याचे झरे बंद केले व ह्या कामीं 
त्यांनी त्य़ाला... साहाय्य केलें. ४ - पुष्कळ लोक जमा 
होऊन त्यांनीं. सवे झरे बंद केळे व देशामधून 
वाहणारा ओहोळहि झाकून टाकिला; . ते म्हणाले, 


अड्हयरचा राजा. आल्यास त्यास. मुबलक. पाणी कां मिळूं. 
द्यावें £ ५ 'कोट मोडून पडला द्ोता तो हिज्कीयाने. 


हिंमत. करून पुन: ,बांधून काढिला न त्यावरीऊ बुरुत्न 
उंच केळे आणि त्याच्या बाहेरचा दुसरा कोट त्यानें 
मजबूत्त केला, दावीदपुरांतल्या सिह्लो नांवाच्या 
बुरुजाची मजबुती केली आणि श्रे. व॒ढाली मुबलक 
बनविल्या. 
नगराच्या. वेज्लीच्या चौकांत आपल्यापाशी एकवट केलें 


व त्यांस धीर देण्यासाठी तो त्यांस म्हणाला,. ७ दढ- 
व्हा, ' हिंमत धरा, अस्यरचा राजा व. त्याजबरोबरचा. 


मोठा समुदाय. पाहून. घाबरू नका, कचरू . नदा; 
त्याच्यापेक्षा आमच्या पक्षाचा जो आहे तो मोठा 
आहे. ८ मांसमय - भुजांचा त्यांस. आधार आहे, पण 
आम्हांस मदत.. करावयास - व आमच्या लढाया लढाव- 


यास.. आमचा . देव परमेश्वर आम्दांबरोबर आहे.. 


यहूदाचा. राजा. हिज्कीया- याच्या ह्या बोलण्यावर सवे 
प्रजेनें भरंवसा ठेविला 

९ यानंतर अश्हारचा राजा सन्हेरीब हा आपल्या 
सवे सैन्यासह लाखीशासमोर तळ देऊन राहिला होता, 
स्यानें. आपले सेवक हिज्कीभा. राजाकडे व यर्ठाळेमांत 






ष्य -माझ्या 
संहार केला त्यांच्या सवे देवांपैकी आपल्या लोकांस 


६ त्याने “प्रजेवर सेनापति नेमून त्यांस. 


कळविला कीं .१० अद्छरचा राजा सम्हेरीब म्हणतो, 
यरुदळेम घेरिळें असतां तुम्ही त्यांत बसून राहिलां 
आहां, तर तुमची भिस्त कशावर आहे ९ ११ आमचा 
देव परमेश्वर. आम्हांस अशारच्या राजाच्या. हातांतून 
सोडवील असें. सांगून... हिज्कीया तुम्हांस भ्रमांत 
घाळून तहानेने व भुकेने मारीत आहे. ना? १२त्या 
देवाची उच्च स्थाने व वेग्रा. काढून टाकून यहूदा व 
यरुहळेम: यांस ह्याच हिज्कीयानें आक्ञा. दिली कीं तुम्हीं 
वेदीपुढें आराधना. करावी व तीवरंच धूप 
जाळाबा, हें खरें ना? १३ मीं व माझ्या वडिलांनी 
देशोदेशींच्या सर्वे लोकांचें काय केलें हें तुम्हांस ठाऊक 
नाहीं .काय £ आपला देश माझ्या हातून सोडविण्यास 
देशोदेशींच्या राष्ट्रांचे देव कोणी समर्थ झाळे काय १ 
वाडवडिलांनीं ज्या राष्ट्रांचा सवेस्वी 


माझ्या. हातांतूत बचावणारा असा कोणी देव होता 
काय £ तर तुमचा देव तुम्हांस माश्या हातांतून कसा 
सोडवील ६ १५ यास्तव तुम्ही हिज्कीयास असें भुळ्वूं 
ब बहकवूं देऊं नका; त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवूं 
नका;- माझ्या हातांतून व भाझ्या वाडवडिलांच्या 
हातांतून आपल्या लोकांचा बचाव करावयाची ताकद 
कोणत्याहि राष्ट्राच्या किंवा राज्याच्या देवास झाली 
नाहीं; तर माझ्या हातांतून तुमचा बचाव करण्याची 
तुमच्या. देवाला काय ताकद £ १६ त्याच्या सेवकांनी 
परमेश्वर . देवाची व त्याचा सेवक . हिज्कीया याची 
याहूनहि अधिक निंदा :केली. १७ हइृस्राएलाचा. देव 
परमेश्वर याची _ निभेत्सना करावी व त्याच्याविरुद्ध 
बोलावें या हेतूर्ने त्यानें पत्रेहि पाठविली; त्यांत त्यानें 


लिहिळें की निरनिराळ्या देशांतील राष्ट्रांच्या - देवांना 


आपले लोक माझ्या हातांतून सोडविता आले नाहींत, 
त्याप्रमाणेंच हिज्कीयाच्या देवाला आपले लोक माझ्या 
हातून सोडवितां यावयाचे नाहींत. १८ जे यरुालेम- 
कर कोटावर बसले होते त्यांस त्यांनी यहूदी भाषेंत 
हे शब्द उच्च स्वराने सांगितले; हेतु हाच की त्यास 


४९६ 


* क ितिलस 


अ०: है९*१८-३३३७ 





जावरवुम त्यांची घांदल उडवावी आणि नगर. हस्तेंगंत | धन दिलें. ३० याच -हिज्कीयाने गीहोन -मांवाचा वरला 


उकरावें;: हातांनी 
'अननिठेल्या देव आहे 
अर्से:: ते. बोळळे. २० यावरून हिज्कीया राजा आणि 
. खंदे न्येक्र्‍या (बिन आमोज या दोघांनीं प्रार्थना केली 
अणि -स्वर्गकडे पाहून धावा केल. २१ मग परमेश्वराने 
"पुक्क:दूत: पाठविला, - त्यानें अस्ूरच्या राजाच्या छावणी 
: तीळ सवे झर वीर, प्रमुख व नायक यांचा सप्पा उडं- 
बिला; .तेव्हां तो..फजीत . होऊन . आपल्या देशी पर्त 
गेला. तो आपल्या दैवतांच्या देवळांत असतां त्याच्या 
'पोटच्याच मुलांनी. त्यास तरवारीने मारून. टाकिले. 
२२ या प्रकारें परमेश्वराने हिज्कीयास व॑यरुठालेम- 
करांस अरश्रतचा राजा! सन्हेरीब याच्या हातांतून व 
इतर सर्वाच्या हातांतून बचाविळे, आणि तो त्यांस सवे 
बाजूंनीं मार्गदर्शक. झाला. २३ पुष्कळ लोकांनीं परमे. 
श्वराप्रीत्यर्थ यरुठाळेमास भेटी आणिल्या आणि यहूदाचा 
बाजा: हिज्कीया यास .मोलवान्‌ वस्तु नजर केल्या 
यापुढें तो सर्वे राष्ट्रांच्या इ्टीनें थोर झाळा. शं 


. २४ त्या समयीं हिज्कीया -आजारी पडून 'मरावयस 


“टेकला. त्यानें परमेश्वराची प्रार्थना केली तेव्हां त्यानें 
र्‍याजशी भाषण करून त्यास एक चिन्ह दिलें; २'५ पण 
हिज्कीयानें आपल्यावर... झालेल्या उपकाराची फेड 
केली नाहीं; त्याचें हृदय उन्मत्त झाल्यामुळें त्याजवर, 
'यहूदावर व यरुडलेमावर . कोप: - झाला. २६ तथापि 
हिज्कीया आणि यरुशलेमकर.. आपल्या हृदयाच्या 
उन्मत्ततेविषयी अनुताप पावून नम्र झाले, म्हणून पर- 
मेश्वराचा क्रोध हिज्कीयाच्या काळांत त्यांजवर भडकला 
नाहीं. २७ हिज्कीयास बहुत धन व मान मिळाला; 
त्यानें सोनें, रुपें, रत्ने, सुगंधी द्रब्ये, ढाली व नाना 
प्रकारचीं वांगलीं पात्रें यांसाठी भांडागारे बनविली. 
२८ धान्य, द्राक्षारस व तेल यांचा उपज सांठविण्या- 
साठींहि त्याने कोठारे बांधिली; तसेंच सव तऱ्हेचे 
यक व जेरडेंमेंढररे यांसाठी तबेले वे 'मेंढवाडे बांधिले. 
२९ त्यानें नगरे वसविली; झोरडेंमेंढरे व गाईंबेल 
यांचें बरिपुलळ धन संपादिलें. परमेश्वराने त्यास बहुत 

१२९ 





पाट. अढवून' त्याचें पाणी दावीदपुराच्या : पश्चिमेकडे 
नींट खाली आणिलें... हिज्कीया आपल्या सर्व - कार्यात 
यशस्त्री ज्ञाला. ३१ तेरी. पण 'बाजेल्च्या अधिपतींनीं 
देशांत : घडलेल्या चमत्काराविषयी चौकी : करावयास 
बकील पाठविले, तेव्हां त्याची प्ारख' करावी व॑ त्यच्या 
मर्नात काय आहे तें जाणावें म्हणून देवाने त्मास सोडिले. 
३२ हिज्कीयाची बाकीची . कृत्ये व सत्कृत्यें संदेष्टा 
यशया बिन आमोजं याच्या . दृष्टांतग्रंथांत आणि यहूदा 
व इत्लाएल यांच्या राजांच्या बखरींत लिहिलीं आहेत. 
३३ 'हिज्कीया आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला; 
त्यांनीं त्यास दावीदवंशाच्या कबरस्तानांतील . उंचवठ्या- 
वर. मूठमाती दिली. तो मृत्यु पावल्यावर सबवे 
यहूदी व यरुदालेमकर यांनीं त्याच्यासंबंधानं. आदर 
दर्शविला. त्याचा पुत्र मंनऱ्दी हा त्याच्या जागी 
राजा झाला. - 
१ मॅनश्‍शे राज्य करूं लागला तेव्हा तो बारा 
श्रे चर्षांचा होता; त्यांने यंरुदालेमांत पंचावन्न ब्ध 
*. ' राज्य केलें. २ इस्राएल लोकांपुढून परमेशरराने 
ज्या. राष्ट्रंस घालवून दिलें. होतें त्यांच्या. अमंगळ 
आचारांप्रमार्णे . परमेश्वराच्या द्टीने जें वाईट. तें 
मनरश्याने केलें. ३ त्याचा बाप हिज्कीया यानं उच्चस्थाने 
काढून टाकिलीं. होतीं तीं त्यांने पुनः बांधिली; 
बालमूर्तीसाठीं वेद्या बांधून त्यानें अज्षेरा. मूर्ति केल्या; 
त्याप्रमाणेंच तो नक्षंत्रगणांची पूजा करीत असे. ८ पर- 
मेश्वरानें ज्या आपल्या मंदिराविषयी म्हटलें होतें कीं 
यरठाळेमांत माझे नाम विरकाल राहील त्यांत त्यानें 
वेद्या बांधिल्या. ५ परमेश्वराच्या मंदिराच्या दोन्ही 
अंगणांत त्याने नक्षत्रगणांसाठीं वेद्या बांथिल्या. ६ त्यानें 
आपलीं सुळे हित्नोमपुत्राच्या खोऱ्यांत अम्नींत होम 
करून आर्पिलॉ; तो शकुनमुहू्त मानीत असे; जादूटोणा 
व मंत्रतंत्र करोत असे आणि भूतवैद्य व चेटकी यांजशीं 
संबंध ठेवीत असे; परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट असें 
पुष्कळ करून त्यानें त्यास संतांप आणिला. ७ आपण 
केलेली कोरींव मूर्ति त्यानें परमेथराच्या मंदिरांत ठेविली; 


४९७ 


ख० उेवे>2५३४:४. 





त्री 
वि 


एवढें. बहकक्छिं कीं: “परमेश्वराने दखाएलांपुढन . ज्या 


राष्ट्रांचा नाश. केला -होता:त्यांच्याहूनहि अधिक दुरान्कार : 
त्यांनी केला. १० . परमेश्वराने ममरह्े-व' त्याचे :लोक 


यांची कानउघ्राडणी केली, पण त्यांनीं पर्वा केली नाहीं 
११ यास्तव परमेश्वराने त्यांजवर अद्यरच्या राजाचे 


सेनानायक पाठविले: त्यांनी मनरझास आंकल्यांनीं 
पकहून व बेब्या घाळून बाबेलास नेलं. १२. तो. 
खेकटांत. कडला , तेव्हा त्ये आपला देव परमेश्वर यास 


झरण:- जोरा आणि. : आपल्या फूवेजांच्या ....देवासयीर 


- . कार दीन >झास्त्:: २ :त्यानं त्याची प्रार्थना केली, . 
: ह्याचा. धात: केला, तेव्हां: त्याने .त्याची बिनंति | 
त्यास पुनः. यर्रलेम्रांत. आवून - त्माचें;राज्य;त्यात:दिळें. 


तेव्हां परमेश्वर्च-देव-झाहे असे. मचरशास कून : भाल. 
१४: यानंतर न्यानें दावीदपुराऱ्या * जाहिर 'गीहोन- 
च्या . पश्चिमेस: खोऱ्यांत. मासळीद्रवाजापर्यंते 
कोट बांधिला, . ओफेलाभोवतीं- कोद-जांधून.- 'तीः उंच 
केला आणि: यहूदाच्या सर्व. तटबंदी; : नसक्रांत. . त्याने 
सेनानायक. ठेविले. . १५ .मग्र त्यानें अन्य देव<व 'अूर्ति 
परमेश्वराच्या . मंदिरांतून :-काहून आणि... परमेश्वराच्या 
मंदिराच्या' पर्चतातर ष- यरळालेसांत ' केलेल्या. सर्वे. वेद्या 
काढून :नगसबाहेर .:फेकून दिल्या. . १६ स्यारने :परमे- 
श्रराच्या; वेदीचा जीर्णोद्धार केला व. तीवर शांत्वर्पणे 
ब॒उपकारस्मरणाचे :अऑलि आर्पिले. आणि इतल्नाएळाचा 
देव परमेश्वर याची उपासना करण्याची. यहूदास आह्ञा 
केली. १७ तरी इखलाएळ. लोक अजूनहि उच्च स्थानीं 
- यदव करीतच: असत: मात्र. ते. आपला. देव. : परमेश्वर 


अश | यांच त. करीत. १८ मसऱ्याची बाकीचीं:कृत्ये, त्यानें 


आपल्या . देवास केलेली. : प्राथना आणि इल्लाऐलाचा 
देव. परमेश्वर याच्या. नामाने. त्याजशी: जे बरे: बोलले 


॥ त्यांचीं वचनें ही सर्व  इत्याएलाच्या . राजांच्या बखरॉत 


ल्हिहिलीं. आहेंत: १९: त्याने. : केलेली प्रार्थना, . ती 
कश्ली- मान्य झाली तें, त्याचें. सर्वे :पाप व: अवंराथ, 
तो;-दीन होण्यापूर्वी त्यातें उच्च. ह्यानें. कठिंकोठें बांधिली 
तें -आणि  अहोरा मूर्ति: 4 कोरींक मूर्ति त्यानें कशा उभा- 

रिल्या. ले सर्व: द्रष्टयांच्यां .बखरींत लिहिलें आहे. 
२०... मनदशे. आपल्या पितरांजवळ.. जाऊन निजला; 
त्यांनी : त्यास. त्याच्याच घरांत मूठमाती . दिली: त्यांच्या 
जांगीं त्याचा पुत्र आसोन राजा झाला. 

2१ आमोन राज्य करूं लागला तेव्हां तो बावीस 
वर्षांचा “होता; त्माने यरुालेमांत दोन वर्षे राज्य केलें. 
२२. त्यत्ते. आपळा बाप मनरदे याच्या करणीप्रमाणें परमे- 
श्वराच्या दृष्टीने अ बाईट तें केलं; त्यांया बाप मनश्शे 
यानें केलेल्शा सर्व कोरीव मूर्तीपुढे 'आमोनानें - येह 
करून त्यांची उपासना केली... २३ त्याचा बाप मनो 
परमेश्वसपुढें जसा. लीन झाला त॑साः तो न. होतां 
अजिकाश्रिक पाप करीतः गेली. २४ त्याच्या चाकरांनीं 
स्थाच्यादीं: फितुरी करून त्यास त्याच्याच वाख्यांत जिवे 


' मारिले; : २७. पण ज्यांनीं आमोन राजांशी फितुरी केली 


त्या: सर्वांस :. देशच्या : लोकांनीं जिवें : मारिळे: त्यांनी 
त्याच्य़ा जागीं त्याचा पुत्र ग्रोशीया यास राजा केलं 
- ::__ :१' खोशीया -सज्य करू लागला तेव्हां तो 
- है. ५ आठ' वर्षांचा होता; त्याने यश्दालेमांत. एकतीस 
वर्षे राज्य केलें. २ परमेश्वराच्या दृष्टीनं जें बरे तें 
स्थाने :केलं; ज्या मार्गानी त्याचा पूचेज दावीद चालला 
त्यांनींचे तोहि चालला, उजवीडावीकडे वळंला नाही. 
३ आपल्या कारकीर्दीच्या आठव्या वर्षी तो अल्पवयी 
असतांच- आपला पूर्वज' दावीद याच्या देवाच्या 
भजनी लागला; बाराव्या वर्षी तो उच्च स्थानं, अशेरा- 
मूर्ति आणि.. कोरींच व ओतींव मूर्त यहूदा व यरु 
शलेम यांदून काहून टाकूं लागला. ४. लोकांनीं त्याच्या- 
१ पाठभेद होजाय याच्या. 





डष्ट 


र शास 


अ० ३४:४-२ र 





'समक्ष बालमूर्तीच्या वेद्या मोडून टाकिल्या; त्यांच्या 
वरल्या भागी असलेल्या सूर्यमूर्ते त्यानें फोडून: 
तोहृनं टाकिल्या; अक्षेरामूते आणि क्रोरींव व ओतींव 
मूर्ति त्यानें फोडून त्यांचें 'चूर्ण केळें व तें चूर्ण 
जे त्यांस. यज्ञ करीत असत त्यांच्या कबरांवर पसरिलें 
५. पुजाऱ्यांच्या अस्थि त्यानें त्यांच्याच वेद्यांवर 
जाळून टाकिल्या; ह्याप्रमाणें त्यानें यहूदा व यरुदालेम 
'हीं शद केलीं. ६ त्यानें मनत्शे, एफाईम, शिमोन 
व नफताली येथपर्यंतच्या शहरांत ब त्यांच्या सभोव- 
तालच्या ओस पडलेल्या जागीं तसेंच केलें. 
७ त्यानें वेद्या मोडून टाकिल्या, अशेरामूर्ति व कोरींव 
मूर्ति कुटून त्यांचें चूर्ण केळे आणि इख्सएल देशांतल्या 
सव सूर्यमूर्ति त्यानें तोहूनफोहून टाकिल्या आणि 
मग तो यरुदळेंमास परत आला. 

८ आपल्या कारकीदींच्या अठराव्या वर्षी योक्षीयानें 
देशाची व मंदिराची झुद्धि केल्यावर आपला देव 
परमेश्रर याच्या मंदिराची - दुरुस्ती करण्यास 
झाफान बिन असल्या, नगराचा कारभारी मासेया 
आणि योवाह बिन योवाहाज अखबारनवीस यांस 
पाठविलें. २ ते मुख्य याजक हिल्कीया याजकडे गेले 
आणि द्वारपाळ लेवी यांनीं मनश्‍हे, एफ्राईम, इला- 
एलाच अवशिष्ट लोक, सवे यहूदा ब बन्यामीन आणि 
यरुशलेमनिवासी या सर्वांकडून जो पैसा लेव्यांनीं जमा 
करून देवाच्या मंदिरांत आणिला होता तो त्यांनी 
त्याच्या स्वाथीन केला. १० त्यांनीं तो परमेश्वराच्या 
मंदिराची देखरेख करणाऱ्या कामगारांच्या हातीं दिला. 
आणि त्या मंदिराची जी मोडतोड झाली होती ती दुरुस्त 
करण्याकडे तो त्या कामगारांनी लाविला. ११ तासलेले 
विरे, केच्यांसाठी लाकूड आणि यहूदाच्या राजांनीं 
मोडून टाकिलेल्या घरांसाठी कडीपाट विकत घेण्यास 
त्यांनीं तो पैसा सुतार व बांधकाम करणारे यांस दिला. 
१२ त्या माणसांनी तें काम सचोटीने केलें: त्यांजवर 
देखरेख करण्यास नेमिलेळे मरारी वंशांतील लेव्यांपैकीं 
यहथ व ओबद्या, आणि कहाथी वंशांतील जखऱ्या व 
म्रथुळाम हे होते; गायनवादनाचें मर्म जाणणारे लेवी 


हेहि होते. १३  बोजे वाहणाऱ्यांवरहि ते. देखे 
करीत. आणि हरप्रकारचें काम करणाऱ्यांकडहून ते. 'क्राम 
करून घेत; लेव्यांपैकीं. कांहीं लेखक, कारभारी व द्वार- 
पाळ होते. १४ परमेश्वराच्या ' मंदिरांत * आणिलेला 
कैसा बाहेर आणीत असतां मोकाच्या द्वारे दिलेल्या 
परमेश्वराच्या नियमश्यात्राचा. ग्रंथ . हिल्कीया - याजकांस 
सांपडला. १५ - हिल्क्रीयानें झाफोन चिटणीस 
यास सांगितलें कीं परमेश्वराच्या मंदिरांत मला नियमं- 
झात्नाचा ग्रंथ सांपडला आहे. मग हिल्क्रीयानें तो 
ग्रंथ शाफानास दिला. १६ शाफान तो ग्रंथ, घेऊन 
राजाकडे गेला आणि त्यास त्यानें अशी खबर दिली 
कीं तुझ्या दासांस जें कांहीं काम सोंपलं होतें तें ते 
करीत आहेत; १७ आणि परमेश्वराच्या मंदिरांत जो 
पेका मिळाला तो त्यांनीं थैल्यांत भरून देखरेख कर- . 
णारे व कामदार यांच्या हंवालीं केला आहे. 
१८ झाफान '्िटणिसानें राजास आणखी असें सांगितलं 
कॉ. हिल्कीया ग्राजकानें मला एक ग्रंथ दिला आहे. 
झाफानानें तो राजास वाचून दाखविला. १९ त्या 
नियमशास्त्रांतलीं- वचनें राजानें ऐकलीं तेव्हां त्याने 
आपलीं वल्ले फाडिलीं. २० 'मग राजानें हिल्कीया 
अहीकाम बिन शाफान, अंब्दोन बिन मीखा, शाफान 
व्िटणीस व. राजसेवक असाया यांस आज्ञा केली कीं 
२१ हा जो ग्रंथ सांपडला आहे त्यांतील मजकुरा- 
संबंधाने तुम्ही जाऊन माझ्यातर्फे आणि इस्राएल 
व यहूदा यांत जे शिह्क राहिले आहेत. त्यांच्यातफे 
परमेश्वराला प्रश्न करा. या ग्रंथांत जें सवे लिहिलं 
आहे तें करण्याच्या बाबतींत आमच्या वाडवडिलांनीं 
देवाची आज्ञा पाळिली नाहीं म्हणून परमेश्रराने क्रोधाची 
मृृष्टि आम्हांवर केली आहे, ती फार मोठी आहे. 
२२ मग हिल्कीया व राजार्ने आज्ञा केलेले इतर लोक 
हे संदेष्टी हुल्दा हिच्याकडे गेे: ही शम बिन तांकहत_ 





१ याचें नांव २ राजे २२:१२ येथें अखबोर बिन 
मिखाया असें आहे. 
२ याचें नांव २ राजे २२ 


: १४ येथे तिकवा बिन 
हरहस असें आहे. रर 


४९९ 


अ० ३४२२-३५४७ 





इक्चा नांवाचा जामदार याची ज्ञी 
यस्दाळेंमांत - दुसर्‍या - पेठेत राहत 
जाळन तिला त्यांनी: हें कळविटें.. २३ 


या स्थानावर :मोझ्या:- क्रोघ्चाची प्रि झाली आहे, त्तो 
शांत. व्हावयाचा... नाहीं. २६ तथापि ज्यानें तुम्हांस 
परमेश्वराला . प्रश्न -- करावयास -पाठविळें त्या यहूदाच्या 
राजास .. जांऊन ::सांगा:... .इल्लाएलाचा देव परमेश्वर 
म्हणतो, ही वचने. ऐकून २७ तुझे हृदय मदु झालें, 
तूं देवापुढे नत्न झालास, आणि. या स्थानाविरुद्ध व 
येथल्या. रहिवाऱ्यांविरुद्ध मीं सांगितलें ते ऐकून तू 
दीन होऊन आपलीं वल्लें फाडून माझ्यासमोर .रडलास, 
म्हणून. मीं - तुझी... विनंति ऐकली. :आहे, . असें 
परमेश्वर म्हणतो. २८ पाहा, मी तुला तुझ्य़ा पितसंद्री 
मिळवीन; तुला तुझ्या ..कबरेंत इांतीनं ..पोंचवितील; 
जो -ग्रहजब...सी य़ा स्थळावर व. येथल्या रहि- 
वाऱ्यांवर -आणणार.. आहें. तो तै. आपल्या डोळ्यांनी 
पाहणार. नाहींस. त्यांनीं परत येऊन राजाला हॅ कळविलें, 

२९ सग राजाने यहूदांतीलठ व यरुझलेमांतील 
सवे वडील जनांस बोलावणे पाठवून . जमा केलें. 
३० यहूदा येथील सव लोक, .यरुकाळेमांतले सव रहि- 
वासी, याजक, लेवी अश्या सवे आबालकृद्धांस बरोबर 
घेऊन राजा परमेश्वराच्या मंदिरी गेला; परमेश्वराच्या 
मंदिरांत. सांपडळेल्या कराराच्या ग्रंथांतील सर्व वचनें 
त्यानें लोकांस ऐकू येतील अशीं वाचून दाखविली. 
३१ मग राजाने आपल्या स्थानीं उर्भे राहून परमेश्वरा- 
समोर असा करार केला कीं मी परमेश्वराचे अनु- 
सरण करीन, त्याच्या आज्ञा, निर्वघ व नियम जिवॅभावें 


पाळीन, या श्रंथांतील कराराच्या वचनांप्रमाणे वर्तन. 
३२ मग यर्ेमांत. व बन्यामिनांत जे. सवे लोक 
आढळळे त्यांस त्यानें आपल्या. करारांत सामील 
केलें... यर्शळेमकर आपल्या वडिलांच्या . देवाच्या 
कराराप्रमाणे वागू. ठागळे. ३३ इस्राएल - लोक ज्या 
ज्या: देशी होते: तेथून - योसीयाने सवे. अमंगळ वस्तु 
काहून टाकिल्या5,आणि जितके इद्लाएठ. त्यास मिळले 


; | तिंतक्‍या स्वीस त्यानें त्यांचा देव परमेश्वर - याची 


उपासना करावयास लाविलें, त्याच्या सवे .. कारकीर्दीत 
त्यांनी आपल्या वाडवडिलांचा . देव परमेश्वर यास 


' | अनुसरावयाचें. सोडिले नाहीं.:.- 


१ - योशीयाने परमेश्वराज्रीत्यर्थ यरुदालेमांत 

- वल्हांडण सण. पाळिला; . भहिल्या महिन्याच्या 
चतुदैक्षीस वल्हांडणाया, यक्चपश्ञु मारिला 

२ त्यानें याजकांच्या सेवेचा क्रम: लावून दिला आणि 
परमेश्वराच्या मंदिरांत सेवा करण्यास त्यांस प्रोत्साहन 
दिलें.. ३ जे लेवी सर्वे इद्वाएह लोकांस शिकवीत 
असत व परमेश्वराप्रीत्यथ पवित्र झाले होते त्यांस त्यानें 
सांगितळें ' कीं इस्वाएलाचा राजा दावीद - यांचा पुत्र 
शलमोन यानें बांधिलेल्या मंदिरांत पवित्र कोश ठेवा; 


'तुम्दांस . आपल्या खांद्यांवर. बोजा वागविण्याची इतःपर 


जरूरी नाहीं; तर आतां तुम्ही आपला देव परमेश्वर 
व त्यांची प्रजा: इस्राएह यांची: सेवा करा. ४ इला- 
एल््रचा . राजाः दावीद .व॒त्याचा पुत्र दालमोन या 


-दोघांनीं: लिहून ठेविळेल्या विधींस अनुसरून आपल्या 


पितूकुळांप्रमाणें आपआपल्या कमानुसार सेवा करण्यास 
सिद्ध व्हा. ५ जे तुमचे भाऊबंद आहेत त्यांच्या पितृ- . 
कुळांच्या विभागाप्रमाणे पवित्र स्थानीं तुम्ही उभे राहा, 
म्हणजे अथात्‌ त्यांच्या एकेका भागार्पत्यर्थ लेव्यांच्या 
पितूकुळांतीळ एकेका भागाने सेवा करावी. 
६ बल्हांडणाचा यज्ञपट्]| मारा, आपणांस पवित्र करा 
आणि मोझाच्या द्वारे सांगितलेल्या . परमेश्वराच्या 
वचनानुसार वामावयास आपल्या बांधर्वांस सिद्ध करा. 
७ जे लोक तेर्थे हजर होते त्या सर्वांस योक्ीयानें 
वल्हांडगाच्या यज्ञांसाठीं राजाच्या मालमत्ते्तून तीस 


५०० 


२ इतिहास 


हजार .शेरडेंमेंढरें व तीन हजार बेल: दिले.. ८ सर- 
दारांनी लोकांस, याजकांस - व. लेव्यांस॑ : स्वेच्छापर्णे : 


हिज खज्य््खय््खय्््गखयययग्ियययवयायय्््ि॥""ळळ््््््््क््ा्ााकव 


दिलीं. : देवाच्या मंदिराचे कारभारी. हिल्कीया, जखऱ्या 


व यहीएल यांनीं वल्हांडणाच्या यज्ञांसाठीं याजकांस. 


दोन हजार सहाशे रोरडेमेंढरे व. तीनशे बैल दिले. 


..': ९. क्रॉनन्या व त्याचे बंधु शमाया व नथनेल 


हदाब्या; - हेयेल. व योजाबाद ह्या लेव्यांच्या प्रमुखांची 
लेन्यांस: :श्रांच .हृजार झेरडेमेंढरे व पांचशे बैल 
वल्हांडणोऱ्या यज्ञांसाठीं दिले. १० या प्रकारें उपासनेची 
सिद्धता : .होऊन राजाज्ञेप्रमाणें याजक आपआपल्या 
स्थानी आणि. लेवी आपआपल्या क्रमानुसार उभे 
राहिले. ११ मग. वल्हांडणाचे यज्ञप्षु वघिले; बलि 
देणाऱ्याच्या हातून रक्त घेऊन याजक तें शेंपीत होते 
आणि स्म्रवी त्या 'पशलंची कातडी काढीत होते. 
१२. मोदयाच्या ग्रंथांत लिहिल्याप्रमाणे परमेश्वराला 
अर्पावयास लोकांच्या : पितूकुळांच्या बिभागाप्रमाणें 
देतां यावी म्हणून हीं होमापेणें त्यांनीं निराळी ठेविली. 
- बेलांचांहि त्यांनीं तसेंच केलें. १३ त्यांनीं वल्हांडणाच्या 
यज्ञंपंशय्चे मांस बिधीप्रमाणें भाजिलें आणि 
'पवित्रापर्णे ऱ्यांनी बंहुगुण्यांत, हंड्यांत व कढयांत 
शिजवून लोकांस लागलींच पोंचतीं केलीं. १४ नंतर 
त्यांनी स्वतःसाठी द याजकांसाठीं तयारी केली, कारण 
अहरोनाचे बेशज जे याजक ते रात्र पडेपर्यंत होमबलि 
व॒वपा आर्पिण्यांत गुंतले होते म्हणून लेव्यांनीं 
स्वतःसाठी व्र॒ अहरोन वंशज यांच्यासाठी तयारी 
केली. १५ दावीद, आसाफ, हेमान आणि राजाचा 
द्रष्टा यदूथून यांच्या आज्ञेप्रमाणे आसाफ वंशांतळे 
गायक आपआपल्या ठिकाणीं होते, आणि द्वारपाल 
भ्रत्येके द्वाराजवळ होते; त्यांस आपलें काम 
सोडून जावें लागलें नाहीं, कारण त्यांचे भाऊ- 
बंद जे लेवी त्यांनीं त्यांच्यासाठी तयारी केली. १६ या 
प्रकारें त्याच दिवशीं योजझीया राजाच्या आज्ञेप्रमाणे 
परमेश्वराच्या सर्वे उपासनेची तयारी झाली आणि 
वल्हांडण सण पाळण्याची व परमेश्वराच्या वेदीवर 








| सर्व 
होमबलि आरपिण्याची सिद्धता झाली. १७ त्या प्रसंगी । 


अर ३५४४-२५ 





जे. इद्लाएह लोक हजर . होते त्यांनीं....वल्हांडण . सण 
पाळिला आणि सात. दिवस. बेखमीर भाकरीचा सण 
पाळिळा. १८ झशसुुवेल संदेष्ट्याच्या काळापासून या. 
सणाम्रमाणें वल्हांडण सण . इस्राएलांत .. केव्हांहि .. 
पाळण्यांत आला नव्हता; ..योजीया, याजक, लेवी, . 
हजर .असलेले सर्व _ यहूदी, व इल्लाएळ ..छोक- व 
यरदालेमनिवासी ग्रांच्याप्रमाणे पूर्वी .. ...क्रोणत्य़्ाहि 

इद्नाएलाच्या. राजाने. वल्हांडण. सण .. पराळिला नव्हता 


, १५९-. योशीयाच्या क्रारकीरदींच्या. अठराव्या....वषी, हो 


चल्ह्यंडण सण पाळण्यांत आला. शी 

२०... त्यानतर योशीयानें मंदिराची सिद्धता. केल्या- 
वर 'मिसरचा राजा नखो हा. फरात - नदीजवळीळ 
कर्कमीशा नगरावर स्वारी करण्यास .. निघाला; तेव्हां 
योशीया त्याच्याशीं. सामना करण्यास गेला; २१ पण त्यानें 
त्याजकडे आपले. वकील पाठवून सांगितले कीं 
यहूदाच्या राजा, मला तुजशीं काय. कर्तव्य आहे. 
आज भी तुजवर नव्हे तर ज्या घराण्याशीं माझें वैर 
आहे त्यावर स्वारी करण्यास निघालों आहें; देवाने. मला 
त्वरा करण्यास -सांगितळें आहे, तर. माझ्याबरोबर 
देव आहे, त्याच्याशीं. विरोध करू नको; त्यानें तुझा नाश 
करावा असें न होवो. २९२२ तथापि योक्षीया त्याज- 
कडून आपला मोर्चा न: फिरवितां त्याच्याशीं लढावयास 
वेशांतर करून गेला; देवाचें वचन. नखोच्या द्वारें 
प्राप्त झालें होतें तें. न जुमानितां तो मगिद्दोच्या . 
खोऱ्यांत युद्ध करावयास आला. २३ तिरंदाजांनीं 
योशीया राजास बाण . मारिळे तेव्हां तो. आपल्या 
सेवकांस म्हणाला, मी धायाळ झालों आहे, मला 
येथून घेऊन चला. २४ तेव्हां त्याच्या सेवकांनी त्यास 
रथावरून . उतरून त्याच्या दुसऱ्या रथावर बसविलें व 
यरुशलेमास नेलें; तेथें तो सत्यु पावला व त्यांनीं त्यास 
त्याच्या पूवैजांच्या कबरस्तानांत मूठमाती, दिली; तेव्हां 
सवे यहूदा व य्ररकाळेम यांनीं योजीयासाठीं शोक 
केला, २५ यिर्मयानें योशीयाप्रीत्यर्थ विलापगीत रविलें. 
गाणारे व गाणाऱ्या आपल्या विलापगीतांत 
योक्षीयाचें वर्णन आजवर करीत आहेत; त्यांचीं हीं गीते 


५०१ 


अ० ३५:२५-देद१ वि 


२ इतिहास 





इद्लाएल लोकांत कायमची गाण्याचा ठराव करण्यांत 
आला, आणि तीं 'विलापगीतांत नमूद केलीं आहेत. 
२६ योज्लीयाचीं आकीर्ची कृत्यें आणि परमेश्वराच्या 
नियमशास््रांत . लिहिल्याप्रमाणे त्यानें . केलेलीं संत्कृत्यें, 
२७ म्हणजे अथपासून : इतिपर्यंत . त्याचीं संर्व 
कृत्ये, इद्लाएल व यहूदा यांच्या राजांच्या बखरीत 
लिहिलीं आहेत. . ण 

१ मग देशांतल्या लोकांनीं योशीयांचा पुत्र 
३६ यहोआहाज यास त्याच्या जागीं यस्दाठेमांत 

.' राजा केलें. २ योआहाज राज्य करूं लगला. 
तेव्हां तेवीस ' वर्षांचा होता; त्यानें यरुठालेमांत तीन 
महिने राज्य केलें. ३ मिसरच्या राजानें यरूशलेमांत 
येऊन त्यास पदच्युत केलें व देशावर त्यानें शंभर 
किकार रुपें ब एक किक्कार सोने एवढा खंड बसविला. 
४ मिसरच्या राजाने त्याचा भाळ एल्याकीम यास 
यहूदा व. यरुदाठेम॑ यांवर राजा केलें व त्याचें नांव 
चदळन बहोयाकीम असें ठेविलें. त्याचा भाऊ 
योआहाज यास नखो मिसर देशीं घेऊन गेला. 

५ यंहोयाक्रीम राज्य करू लागला तेव्हां तो 
पंचवीस वर्षांचा होता ब त्याने यरुशळेमांत अकरा वर्षे 
राज्य केळे; त्यानें आपला देव परमेश्वर याच्या दृष्टीनें 
जें वाईट ते केलें. ६ त्याजवर बाबेलचा राजा नबुख- 
द्रेत्सर . याने स्वारी केळी व त्याला बानेलास घेऊन 
जाण्यासाठी त्याने त्याच्या पायांत बिब्या ठोकिल्या. 
७ नबुखद्रेसराने परमेश्वराच्या  मंदिरांतलीं पात्रें 
बाज्रेलास नेऊन तेथील आपल्या मंदिरांत ठेविली. 
:८ यहोयांकीमाचीं बाकीचीं कृत्यें, त्यानें केलेलीं अमंगळ 
कृत्ये, त्याच्याठायी आढळून आलेलें दुष्कर्म हीं सर्व 
इत्राएह व यहूदा यांच्या बखरींत लिहिलीं आहेत; 
स्याच्या जागीं त्याचा पुत्र येहोयाखीन हा राजा झाला. 

९ यहोयाखीन ओठ वर्षाचा असतां राज्य करूं 
लागला; त्याने यर्दालेमांत तीन महिने व दहा. दिक्स 

१ यांचें नांव १ इति. २:१६ येर्थे यखन्या, व 
यिर्मया-२२:२४ येर्थे कोन्या असें आहे. 





राज्य केर्ले; परमेश्वराच्या दटोनं जें वाईट तें त्याने केले. 
१० वर्षारंभी नवुखद्रेस्सराने सैन्य पाठवून तो व 
त्याच्याबरोबर परमेश्वराच्या मंदिरांतलीं मोलवान्‌ पाते 
हीं बाबेलास आणिली आणि त्याचा भाऊ “सिदकोय़ा 
यास यहूदा व यर्शळेम यांवर राजा केले. 

११. सिदकीया राज्य करू, लागला तेव्हां एकवोस 
वंषींचा होता; त्यानें यरकलेमांत अकरा वर्षे. राज्य केलें. 
१२ त्यानें आपला देव परमेश्वर याच्या द्टीनें जे वाईट तं. 
केलें; यिर्मया संदेटा परमेश्वराकडून त्यास आदेशा देत 
असतांहि तो त्याजसमोर नम्र झाला नाहीं. १३ नबुख- 
द्रेस्सर राजानें त्यास देवाची शपथ वाहावयास लाविलें 
होतें; त्याच्या विरुद्धहि त्याने बंडावा केला; त्याने आपली 
मान ताठ केली, आणि इस्लाएलाचा देव परमेश्वर याज- 
कडे तो वळला नाहीं, त्यानें आपलें मन कठीण केलें. 
१४ त्याप्रमार्णेच सर्व मुख्य याजकांनीं. व लोकांनींहि 
अन्य राष्ट्रांच्या अमंगळ कृत्यांचे अनुकरण करून घोर 
पातक केलें, आणि जें मंदिर परमेश्रराने यरुशलेमांत 
पवित्र केलें होतें तें त्यांनीं भ्रष्ट केलें. १५ त्यांच्या 
पूवंजांचा देव . परमेश्वर मोठ्या निकडीनें आपल्या 
दूतांच्या हस्ते त्यांस आदेश. पाठवी, कारण त्याची 
आपल्या प्रजेवर व आपल्या निवासस्थानावर करुणा 
होती; १६ पण ते देवाच्या दूतांची टेर उडवून 
त्यांचीं वचनें तुच्छ मानीत व त्याच्या संदेष्टयांची निभ- 
त्सना करीत; शेवटीं परमेश्वराचा कोप त्याच्या ठोकां- 
वर भडकला व त्यांचा बचाव करण्याचा कांहीं उपाय 
राहिला नाहीं. १७ त्यानें त्यांजवर खास्दयांच्या 
राजाची स्वारी आणिली: त्याने त्यांच्या तरुण पुरुषांस 
त्यांच्याच पवित्रभुबनांत तरवारीने वघिलें; त्याने तरुणां- 
वर किंवा कुमारींवर, त्रुद्धांवर किंवा वयातीतांवर दया 
केली नाहीं; परमेश्वराने सर्वास त्याच्या हातीं दिलें. 
१८ देवाच्या मंदिरांतील लहानमोठी सर्के पात्रें व 
निधि, आणि राजा व त्याचे सरदार यांचे निधि हीं 
सवे तो बाबेलास घेऊन गेला. १२९ खास्दी लोकांनीं 


. देवाचे मंदिर जाळून टाकिले, यरुदलेमाचा कोट 


२ अठरा असें २. राजे २४:८ येथें लिहिलें आहे. | पाडून टाकिठा, तेथे वाडे आग ळावन जाळिले 
५०२ 


२ इतिहास 


अ० ३९८५११५-एसय्रा १:१० 





“बू तमांतल्या ..सर्व चांगल्या पात्रांचा. नाझ केला. २० जे : 


तरकॉरीच्या: 'राडाक्यांतून चुकून राहिले त्या सर्वास 
तो....राऊ बांबेळास : घेऊन: गेला;-. पारसाचे. राज्य 
स्थीत! होतेपर्यंत ते त्याचे व. त्यांच्या *वंशजांचे दास 
डोळंन-: राहिले; . २१ परमेश्वराने. विर्मयाच्या . मुखाने 
प्रो. केलेलें वचन पुरें होऊन देशास शांततेचा काळ 
प्र्त आहावा म्हणून हे. सर्व :बडलें;- देश- ओस पडला 
दोतो- तोतर म्हणजे. सत्तर. वर्दे पुरी. होत तोंपर्यंत त्यांत 
शात्तता नांदत: होती । 

२२ यिर्मयाच्या सुखाने प्रात झालेले परमेशराचें 


१: मुळात: शब्बाथ 








कवडा. सिद्धीस जावे :: महणून - पास्लाचा--.राजा..कोंरेश . 
यश्व्या मनास ::स्ह्हच्या. कारकीर्दीच्या -“पहिल्या- वर्षी 
परमेश्वराने स्कूर्ति दिली, तेव्हां. त्यानें. आंपल्या-सबे 


राज्यांत ताकीद दिछी व लेखी. फर्मास पाठविले. कीं 


२३ पारसाचा रांजासायरस असे म्हणतो, स्वर्गीचा देव 
परमेश्वर .. यानें. प्रथ्वीवरलीं. सर्व . राज्यें... मळा... दिकी. 
आहेत ब :मंला आहा. केली. आहे. :की. महुदांतील 
यरदाळेमांत. माझ्याप्रीत्यर्थ.. एक. मंदिर, बांध. :.. सर 
तुम्हांपैकी त्याच्या. सर्व . ठोकांतील जो कोणी -असेल 
त्याच्याबरोबर त्याचा देव परमेश्वर असो: त्यानें 


: _ सेथें जावें 


७००६ 
१ यिर्मयाच्या सुखानं प्राफ' झालेलें परमेश्वराचे देवाच्या --मंदिराकरितां त्यांनीं. स्वसंतोषाजीं अपणे. 
"6 वंचन सिद्धीस. आवे म्हणून -पारसाचा “राजा कोरेश । द्यावी... ५. तेव्हा : यरदालेमांतील परमेश्वराचे मंदिर 


याच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या. वर्षी परमेश्वराने 
झा राजांच्या मनास स्फूर्ति दिली; तेव्हां त्यानें 
आपल्या सर्व राज्यांत जाहीर केलें, व लेखी फर्मानहि 
पाठविलें, तें असें: २ पारसाचा. राजा. कोरेश असें 
म्हणतो, स्वर्गीचा देव. परमेश्वर यानें एथ्वीवरील सर्वे 


राज्ये मला दिलीं असून अशी आज्ञा केली आहे कीं 


यहूदा प्रांतांतील यरकालेमांत माझ्याप्रीत्यथ एक मंदिर 
बांध; ३ त्याच्या सर्वे लोकांपैकी जो. कोणी तुमच्या 
मध्यें असेल त्याजबरोबर - त्याचा देवः असो; त्याने 
यहूदांतीळ  यरालेमास जाऊन इखाएलाचा ठेव 
श्ररमेश्वर * याचें मंदिर बांधावे; : यस्ठाठेमांत जो आहे 
देव होय. ४. जो कोणी दोष. राहिला असून 
एकाद्या . ठिकाणीं उपरी म्हणून राहत .: असेल, त्याला 
तेथल्या मुष्यांनी चांदी, सोनें, सामानसुमान ब पश्च 
*देळंन साहाय्य कॅंराबें;: याखेरीज यर्रदालेमतीलं 
षु 


बांधण्यासाठी वरतीं-. जावयास देवाने ज्यांच्या-- मनास 
स्पर्वि दिली ते यहूदा वं बन्यामीन -यांच्या - पितूकुळांचे 
प्रमुख, याजक व लेवी दहून सिद्ध झाले. < त्यांच्या 
आसपासच्या लोकांनीं चांदीची पात्रे, सोनें, सामान- 
सुमान, पच व मोलवान वस्तु देऊन त्यांस 
साहाय्य केळें; याखेरीज लोकांनीं जें स्वसंतोषानें दिलें 
तें वेगळेंच. ७ नवुखद्ेस्सराने परमेश्वराच्या मंदिराची 
जीं पात्रें यरुदाळेमाहून आणून आपल्या ' देवतांच्या 
देवळांत ठेविली होतीं. तीं सर्व पारसाचा राजा कोरेश 


- याने बाहेर काढिली; ८ पारसाचा राजा कोरेश य़ानें 


तीं मिग्रदाथ भांडारी याच्या हस्ते बाहेर काढून यहूदाचा 
सरदार. . शेदबस्सर यास: मोजून दिलीं. ९ त्यांची 
यादी येणेंप्रमाणें :- सोन्याच्या तीस. पराती, चांदीच्या 


अं० .4 १५-५४”, 





कटोरे व इतर फॅत्रे एक हैक्षा, ११: सोन्याचांदीचीं 
संव पात्रें मिळून पांचे. हजार. चाररों. होतीं. . पाडँचं 
झालेले. लोक 'बॉबेलाहून यरठठेमास * भाले तेन्हा 





शेशबस्सरास हीं संवे पात्रें आणिली र. 
- ६ बाबेलचा . राजा नबुखंद्रेस्सर याने जे 
२ लोक ' पाडाव करून बाबेलासं”*नेळे ' होते त्यांतले 

त्या मुलखांत. राहणारे बंधमुक्त होऊन यस्दा 
लेमास धे यहूदांतील  आपआपल्यो* नगरी परलं ' गेले 
त हेः २ जरून्बाबेलाबरोबर आलें. ते येशवा. 
नहेंम्या, सराया, रएलाया, मर्देखय, विलशान, मिश्पार, 
बिम्वई, रडूम, बाना. इस्राएल लोकांतल्या मनुष्यांची 
ही मोजदाद आहे: ३ पारोझ्याचे वंशज दोन हजार 
एकर बहातर, ४ राफात्याचे वंशज तीनशे बहात्तर, 
५ आरहाचे वंशज सातशे पंचाहत्तर. ६ पहथ-मवाबाचे 
वंदाज, येद्यवा . व॒ यवाब यांच्या कुळांतळे दोन 
. हजार आठशे बारा, ७ एलामाचे वंशज एक हजार 
दोनशें चौपन्नञ, ८. जत्तूचे वंशज नव्शे पंचेचाळीस 
९ जक्काईंचे वंशज सातशे साठ, १० बानीचे वंशज 
सहाशे बेचाळीस, ११ बेंबाईचे वंदाज सहाशे तेवीस 
१२. अजक्षदाचे वडज एक हजार दोनशे बावीस, 
१३ अदोनिकामाचे वंशज सहादों सासष्ट, १४ बिग्वईचे 
वंशज :दोंन . हजार छप्पन्न, १५ 'आदीनाचे वंदाज 
चारडो. चौपम, : १६ : हिज्कीयाच्या 'वंशांतंला आटेर 
याच्या कुळांतळे अग्याण्णव,, १७ बेसाहेचे वंशज 
तीनशे तेवीस, १८ योराचे ठोक एकशे बारा, 
१९ हाझाभाचे लोक दोनशें तेवीस, २० गिबाराचे लोक 
पंचाण्णव, २१ बेथलहेमाचे ठोक एकरे तेवीस, 
२९ नटोफाचे लोकर छप्पन्न, २३. अनाथोथचे लोक 
एकर्शे अभ्नवीस,, २४ :'अजमावेथाचे लोक - बेचाळीस, 


" २८ कियौथ-आरीम, कफीरा व बैरोथं यांतळे लोक 
- सातशेंः त्रेचाळीस, २६ रामा व गेबा यांतेळे लोक 


सहाशे एकवीस, २७ मिखमासाचे लोक एकके बावीस, 
२८ जैथेळ व आय यांतले - लोक दोनशे तेवीस, 
२९ नेवोचे लोक बावन्न, ३० मग्वीशचे वंशज एकशे 


चौपन्न, ३२ हारीमाचे वंशज तीनशे वीस, २२ सोद- 
हादीद व. ओनो यांतले लोक. सातशे. पंचवीस, 
३४. यरीहोचः_ ठोक तीनर्शे पंचेचाळीस, २. सनाहच 


:| स्त्रेक : तीन  हंजार सहाशे . तीस, ३६; याजकांपैकी : 


येशवाच्या धराण्यांतले यंदायाचे वंशज नवड. व्याहत्तर. 
३७ इम्मेरांचे वंशज एक हजार -  बावभ, 
३८ पशहूराचे वंदन .एक- हजार दोनशें सत्तेचाळीस, 
३९ हारीमाच वंशज एक हजार सतरा. ४० लेव्यांपॅ्की': 
होदव्याच्या वंश्यांपैकी येशवा व कदमीएंल योच्या 
वंश्यांतठे चौऱ्याहत्तर: ४१ गायकांपैकीं .आसाफाच्या 
वंशांतळे एकशे अठ्ठावीस. ४२ दारपालांपैकी : 
शहूमाचे वंशज, आहेराचे वंशज, तत््मोनाचे वंशज, 
अकरूवाचे वंदाज, हतीताचे वंशज, व शोबाईचे वंशज, 
हे सर्व मिळून एकरो एकुणचाळीस. ४३ नथीनीमांपेकीं £ 
सीहाचे वंशज, हसूफाचे वेशज, तब्बावोथाच वंशज, 
४४ केरोसाचे वंशज, सीहाचे वंशज, पादोनाचे वंशज, 
४५ लबानाचे वंशज, हगबाचे वंशज, अकूबाचे वंशज, 
४६ हागाबाचे वंशज, शम्लाईचे वंदाज, हानानाचे 
वंशज, गिहेलाचे वंशज, - -गहराचे. वंशज 
रायाचे वेज, ४८ रसीनाचे वंशज, नकोदांचे वंशज, 
गज्जामाचे वंशज, ४९ उज्जाचे वेंशज, पासेहाचे वेशज. 
खेसाईचे. वेशज, ५० अस्नाचे वंशज, मऊनीमाच 
वंशज, ' नफसीमाचे वंशज, ५१. बकबुकाचे वंशज, 
हकूफाचे वंशज, इ्डराचे वंशज, ५२ बसल्याचे 
बंशज, महीदाचे वंशज, हर्षाचे वंशज, ५३ बर्कोसाचें 
वंशज, सीसरांचे वैशज, तामहाचे वंशज, ५४ नसीहाचे 
वंशज, हतीफाचे वेशाज, ५५ शलमोनाच्या चाकरांचे 
वंशज, सोताडेचे वंशज, . हसोफरताचे वंशज 
परूदाचे वंशज, ५६ जालाचे . वंशज,  दकोनाचे 
वंशज, वंशज, ७५७ शफाऱ्याचे वंशज 
हत्तीलाचे वंशज, पोखेरेथ-हस्सबाईेमाचे वंहाज, आमीचे 
वंशज. ५८ सवे नथीनीम व रालमोनाच्या चाकरांचे 
वंशज हे सगळे मिळून तीनशे व्याण्णव होते. 
५९ तेल्मेल्ह, तेल्हर्षा, करूब, अद्दान व इम्मेर एथून 


_ छप्पन्न, ३१ दुसऱ्या एलामाचे वंशज एक हजार दोनशें | जे वर आले ते हेच होते, परंतु ते इत्नाएलांतळे होते 


५०४. 


: वंशज, 


01 ततका... “तया हार अ० ९१५९--३११०. 





किंवा नाही याविषयीं आपआपली 
आपआपली... . वंशावळी त्यांना 
नाहीं. ९० दलायाचे वंशज, तोबीयाचे वंदाज, नकोदाचे 


- दाखवितां आली 


सहाशे . बावन्न. 
कुळॉपेकी : .हषयाचे वंशज, हक्ोसाचे वंशज, बर्जिल्याचे 
वंशज, त्यानें बर्जिळ््य गिलादाच्या एका... कन्येशी 
विद्ञाह ; केला, . त्यावरून. त्याला त्यांचें नांव पडलें. 
६२ या सर्वानी आपआपल्या वंश्यावळीचा लेख ज्यांची 


वंशावळी नोंदली होती . त्यांच्या वहींत . शोधिला, पण 


त्यांस तो न मिळाल्यामुळे ते अथुद्द ठरून याजक- 
पदावरून भ्रष्ट झाले. ६३ तिरशाथा . ( प्रांताधिपति ) 


त्यांस म्हणाला, उरीम व थुम्मीम धारण करणाऱ्या 


याजकाची . स्थापना होईपर्यंत तुम्ही कोणी परमपवित्र 
वस्तु खाण्यास पात्र नाही. ६४ ही सारी मंडळी 
मिळून एकंदर बेचाळीस हजार तीनशे साठ होती; 
६५ यांशिवाय त्यांचे सात हजार तीनशे सदतीस 
दास वझ दासी आणि दोनर्शे ग्राणारे व गाणाऱ्या 
होत्या. ६६ त्यांचीं घोडीं सातशे. छत्तीस, त्यांची खेचरे 
दोनशें पंचेचाळीस, ६७ त्यांचे उंट चारशे पस्तीस 


व॒त्यांची गाढवे. सहा हजार सातशे वीस होतीं.. 


६८ पितूकुळांतील कित्येक प्रमुख पुरुष यरुदालेमां- 
तील परमेश्वराच्या मंदिराकडे आले तेव्हां देवाचें मंदिर 
पूर्ववत उभें करावयासाठीं त्यांनी आपल्या खुशीने 
अर्पणें दिली; ६९ त्यांनीं आपल्या इकत्यनुसार एक- 
सष्ट हजार दारिके सोनें, पांच हजार माने चांदी आणि 
शंभर याजकीय वरो भांडारांत पावतीं केलीं 
७० या प्रकारें याजक, लेवी, कित्येक सामान्य लोक, 
गायक, द्वारपाल, आणि नथीनीम हे आपआपल्या 
नगरांत राहिळे; असे सवे इस्राएल आपआपल्या नगरांत 
पुनः वस्ती करून राहिले. 

१. इस्राएहळ लोक आपआपल्या नगरांमध्यें राहूं 
सागल्यावर सातवा महिना सुरू झाला तेव्हां लोक 
एकचित्त होऊन यरूालेमांत जमा झाले. २ त्या 

समयीं येशवा बिन योसादाक व त्याचे बांधव जे याजक 

१ इन्नी लोकांचें नाणें 





पितुकुळें - व. 


६१ आणि याजकांच्या 


: आणि जरून्बाबेळ बिन शल्तीएल व"त्याचे-नांघव यानी: 
: उभे राहून देवाचा. माणूस मोझे. याच्या 'निबंमशाझयांतः 
, लिहिल्याप्रमाणे होमार्पणें करण्यासाठी :-. इस्वाएलांच्या : 


देवाची . वेदी बांधिली. ३. त्यांनीं वेदींची त्यापना 
पूर्वेस्यानीं केली; कारण त्यांला. आजूबाजूच्या :राष्ट्रींनी' : 
दहृशत पडली होती; तिच्यावर. परमेश्वराप्रीत्यथ होमापर्णे. 
अथौत्‌ नित्य सांजसकाळचीं होमापेणें ते करूं लागळे. 
४ त्याप्रमाणेंच त्यांनीं . पवित्र लेखांत सांगितल्याप्रमार्णे 
मांडवांचा. सण .. पाळिला आणि दररोज प्रयोजन 
पडेल . तेवढे रोजचे होमबलि नियमानुसार आपिले.. 
५. नंतर रोजचे होमबल्ि, चंद्रदर्शनाचे व परमेश्वराने 
पवित्र केलेल्या सवे नेमलेल्या सणांचे बलि आणि कोणी' 
परमेश्वराला दिळेला स्वसंतोषाचा बलि हे. सवे आपिलि.. 
६ . सातव्या महिन्याच्या प्रतिपदेपासून ते परमेश्वरास 
होमबकि अर्पू लागले; . तथापि परमेश्वराच्या. मेंदिराचा 
पाया अद्यापि घातला नव्हता. ७ त्यांनीं प्राथरवटांस' 
व सुतारांस .पैसा दिला आणि पारसांचा राजा कोरेहा' 
याच्या परवान्यारने गंधसरूचीं लाकडे लबानोनाहून 
याफोला जलमागोनें  पोंचती करावीं म्हणून त्यांनीं 
सीदोनी व सोरी लोकांस खाण्यापिण्याच्या वस्तु व 
तेल हीं दिलीं. 

८ यरुझलेमांतील देवाच्या मंदिराप्रत आल्यावर 
दुसऱ्या वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्यांत जखून्बाबेल बिन 


'शल्तीएल, येशवा बिन योसादाक व त्यांचे इतर 


बांधव जे याजक व लेवी होते त्यांनीं आणि जे बंदि- 
वासांतून यर्शळेमास आले होते त्या सर्वानी कामास 
आरंभ केला; वीस वर्षाचे व त्यांहून अधिक वयाचे जे 
लेवी होते त्यांस परमेश्वराच्या मंदिराच्या कामाची 
देखरेख करण्यासाठीं नेमिले. ९ तेव्हां येशवा, त्याचे 
पुत्र व बांधव, कदमीएल व त्याचे पुत्र, यहूदाचे 
वंशज हेनादाद व त्याचे पुत्र, आणि त्यांचे भाऊबंद 
जे लेवी ते देवाच्या मंदिरांत कारागिरांवर देखरेख 
करण्यास उभे राहिले, १० बांधकाम करणाऱ्यांनी 
परमेश्वराच्य मंदिराचा पाया घातला तेव्हां इख्वाएलाचा 
राजा दावीद यानें लावून दिलेल्या क्रमाप्रमाणें परमे- 


प 


अर जेः१०-७%५ 





श्ररांचें : स्तवन करण्यास: आपले - पोंषाक -ल्यालेले-- व 
हातीं. करणे-- घेतलेले याजक आणि, हातीं झांजा : घेतलेले 
आसाक वद्यांतलेः-लेवी. यास उभे कंठे. 4१ परभेश्वर 
चांगला. आहें: व :इल्लाएलान्रर त्याची दयो.- सनातन 
आहे. असे- गाऊन त्यांनीं परमेश्वराची स्तुति व धन्यवाद 
आळीपाळीनें केला. ते - परमेश्वराचे स्तवन करूं लागले 
तेव्हां :-परमेश्वराच्या मंदिरांचा. . वायो. घालीत आहितः 
ह. जाणूने- सर्व : लोकांनीं “ उच्य “संवरानें जयजयकार 
केला.- १२४तेव्हां बरेच याजक; लेवी. आणि पिंतू: 
कुळांचे प्रमुख अश्या ज्या श्रदद लोकांनीं पूर्वीचे मंदिर 
पाहिलें, होतें. त्यांनी आपल्या: डोळ्यांनी यो. भंदिराचा' 


पाया. घांतरेला पाहिला तेव्हां: त्यांस“ रडे: कोसळले -वः 


* त्यांतेळे: पुषकळ हषंभरानें: ' जयघोष करू. लागले 
३३. अयघोन्राचा -माद "व लोकांच्या शोकराचा नाद 
यांतील. भेद लोकांस- कळेना; . कारण. लोक :उंच्च स्वराने 
जयंजयकारः करीत होते व त्यांच शब्द दूरवर ऐकूं 
जातं होता... - : 
. __१ -बँदिवासांतून आलेठे लोक इस्रालाचां देव 
९ परमेश्वर याच्याप्रीत्यथ॑ मंदिर. बांधीत आहेतं 
असें यहूदा. व॑ बन्यामीन यांच्या शत्रूंनी ऐकले 
२ तेव्हां ते जरूल्बाबेल व पितूकुळांचे प्रमुख पुरुष 
यांच्यापाशी येऊन 'म्हणू लागले, आम्हीहि तुमच्याप्रमाणें 
लुमच्या “देवाच्या भजनीं लागलों. आहों; अश्कारचा 
राजा एसर-हद्दोन यानें आम्हांस. इकडे आणून ठेविलें 
त्या ' दिवसापासून त्याच देवास आम्ही यक्ञ करीत 
आलो. आहों. यास्तव तुमच्याबरोबर आम्हांसहि मंदिर 
, बांधू द्या; ३ पण जरूब्बाबेल, येद्ववा व इख्वाएलाच्या 
पित्तकुर्ळांचे इतर प्रमुख त्यांस . म्हणाले, आमच्या 
देवासाठी: .संदिर बांधण्याच्या बाबतींत आमच्याशी 
तुम्हांस कांहीं कतेव्य नाहीं; तर पारसांचा राजा 
कोरेझ याच्या आज्ञेप्रमाणे आम्हीच एकत्र होऊन 
इस्नाएंलाचा देव परमेश्वर याचें मेंदिर बांधणार. ४ तेव्हां 
त्या ' देशचे लोक यहूद्यांचे हात कमजोर करून 
त्यांस मंदिर बांधण्याच्या कामी अडथळा करूंः लागले. 
$ त्यांचा . संक्रल्प व्यर्थ . जावा म्हणून त्यांजशीं. विरोध 


करण्यासाठीं त्यांनीं पैसे देऊन वकील ठेविले; . पारसाचा' 
राजा कोरेश याच्या सवे कारकीर्दीत व पारसाचा राजां 
दारयावेद याच्या कौरकीदॉपर्यंत हे असें चाललें 
होतें. ६ अहरवेरोश राजाच्या कारकीदीच्या आरंभीं 
त्यांनी. यंहूदा व यरालेम येथील रहिवाऱ्यांविस्दधे 


_ एक कागाळी लिहून पोठविली 


७ .अर्तहशर्त याच्या कोरंकीर्दीत . . बिश्‍्लॉम. 
मिश्रदाथ, ताबेल व त्यांचे वरकड स्नेही" यांनीं या 


: पारसाच्या राजास पत्र लिहून पाठविलें, हे पत्र अरामी 


लिपींत व अरामी भाषेंत लिहिळें. होते. ८ राजमंत्री 
रहूम व लेखफ शिमदाय यांनीं यरुशलेमाविरुद्द अतेह- 


इइत'राजास धुढें लिहिल्याप्रमार्णे पत्न पाठविलें. ९ त्सा 


प्रसंगीं रहूम राजमंत्री, शिमशय लेखक व त्यांचे वरकड 
स्नेही * म्हणजे दिनाई, अफरसंथखी, टर्पली, अफर्शी, 
अखंची, बाबेली, शाडानखी; देहावी, एलामी, १० इत्यादि 
लोक. ज्यांस महान्‌ व. प्रतापी आसनपर यानें नदीपार 
आणून शोमरोन' नगरांत व महांनदाच्या पश्चिमेकडील 
बॉकींच्यां ' प्रेदेज्यांत - वसविले होते, त्यांनी व इतर 
जनांनीं हे पत्न लिहिलें. ११ अंतेहशदत राजास 
त्यांनी पत्र पाठविलें त्याची नकल. ही: नदीच्या 
पश्चिमेकडील आपले सेवक इत्यादि; १२ मंहाराजांला कळावें 
कीं जे यहूदी आपणाकडून निघून आले ते आमच्याकडे 
यस्कालेमास येऊन पोहचले; त्यांनीं तें बंडखोर व दुष्ट 
नगर बांधण्यास सुरुवात केली आहे; त्यांनीं त्याचे कोट 
बांधून पुरे केले आहेत व पायाची दुरुस्ती होऊन 
चुकली आहे; १३ महाराजांस हें विदित व्हावें कीं तें शहर 
बांधण्यांत आळे व त्याचा कोट बांधून झाला तर ते 
लोक खंडणी, कर व. जकात द्यावयाचे नाहींत; एकंदरींत 
महाराजांचा मोठा तोटा होईल: १४ आम्ही तर द्रबारचें मीठ 
खात आहों व महाराजांची अज्ञी अप्रतिष्ठा झालेली पाहणें 
आम्हांस शोभत नाहीं म्हणून आम्ही पत्र पाठवून 
महाराजांस हें कळवीत आहो; १५ आपल्या वाडवडिलांच्या 
बखरी आपण शोधून पाहाल तर त्यांवर्न आपणाला कळून 
येडैल कीं हे. दाहर बंडखोर असून राजांस व राष्ट्रास 
उपद्रव करणारें आहे. प्राचीन काळापासून यांत राजद्रोह 


५०६ 


एज्ा 


अ० ४५१५-५१४ 





माजत आला. आहे व यासुळेंच हे शहर उध्वस्त केलें 
'डो्ते. १६ आम्ही महाराजांस हें निक्षून सांगतों कीं हॅ 
नगर बांघण्यांत आलें व याचे कोट बांधून तयार 
'झाळे. तर महानदाच्या पश्चिमेकडे आपला कांदींच 
मुख. राहावयाचा नाहीं... १७ मग राजानें उत्तर 
*पाठबिळें कीं. रहूम राजमंत्री, शिमशय लेखक आणि 
झोमरोनांत आणि महानदाच्या पश्चिमेकडे राहणारे 
त्यांचे इतर स्नेही यांस सलाम, इत्याईदे; १८. तुम्हीं 
' आम्हांकडे ,पाठविलेटें. पत्न आम्हांसमोर स्पष्टपणें वाचण्यांत. 
- आलें; १९ आज्ञेवरून शोघं 
. .त्यांत. असें आढळून आरळे' की प्राचीन काळापासून हें 
-मंगर राजांविरुद्ध बंडावा करीत आलें. आहे; बंडावा 
च' राजद्रोह यांचें हें माहेरघरच आहे; २० या यरा- 
'लेमांत पराक्रमी राजे होऊन गेले; त्यांनीं. महानदाच्या 
'पश्चिमेकडल्या. सगळ्या देशावर राज्य केलें; लोक 
-त्यांस खंड, कर व जकात देत असत; २१ तर आतां 
असें फोन फिरवा कीं या मनुष्यांनीं काम बंद 
'याडावें, मजकहून दुसरा हुकूम होईपर्यंत त्यांनीं नगर 
आंधूं नये; २२ संभाळा, या गोष्टीसंबंधारने ढिलाई 
करू नका; राजाची हानि करणारा असा हा. उपद्रव 
कां वाहू द्यावा £ २३ अर्तेहशइत राजाचें हें पत्र रहूम, 
शिमशय लेखक व त्यांचे स्नेही यांस वाचून 
दाखविलें, तेव्हां. ते त्वरा करून यरुदालेमास यहृद्यांकडे 
गेळे आणि जुल्मानें व जबरीने त्यांनी त्यांचें काम 
थांबविले. २४ या प्रकारें यसदालेमांतीक देवाच्या 
मंदिराचे काम थांबले आणि पारसाचा राजा दारया- 
वेश. याच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या वरषोपर्यत 
तहकूब राहिलें. 
१. त्या समयीं यहूदा व यरछालेम यांत जे 
ष्र यहूदी राहत होते त्यांस हाम्य्य व जखऱ्या बिन इद्दो 
हे संदेषे इल्लाएलाच्या देवाच्या नामाने संदेश देत 
असत. २ जरूल्बाबेलळ बिन इशतल्तीएहळ आणि येवा 
बिन योसादाक हे तयार होऊन यसक्लेमांतील देवाचें 
मंदिर बांधूं लागले; देवाचे संदेष्टे त्यांस साहाय्य करीत 
असत. २ त्या वेळेस महानदाच्या पश्चिमेकडच्या प्रांताचा 


केला ः 


पत्न पाठविलें त्याची नकल ही; 


अधिपति ततनइ व इाथर-बोंजनइ व त्यांचे स्नेही हे 
सवे त्यांजकडे येऊन म्हणाले, - हे मदिर बांधण्याचा 
वहा: कोट उभारण्याचा हुकूम तुम्हांस कोणीं दिला 
आहे ४: तेव्हां त्यांनी आम्हांस म्हटलें की .जे पुरुष 
ही इमारत बांधीत आहेत त्यांचीं नांवें काय ९ ५. तरी 
पण : यहूद्यांच्या वडील जनांवर त्यांच्या देवाची कृपोर्दृष्ट 
असे. म्हणून ही गोष्ट . दारयावेश्याच्या. कानीं जाऊन 
तिकडून त्यासंबंधानें .लेखी. उत्तर. .. येईपर्यंत ..त्यांनीं 
त्या कामास अडथळा केला नाहीं. 

६ महानंदाच्या -पश्चिमेकडीले प्रांताचा . अधिपति _ 
ततनइ बझ त्या नदाच्याः परश्चिमेकडचे माथर-बोजनईइ : 
व त्याचे. स्नेही अफर्सखी यांनीं दार्‍यावेश राजाकडे 
७ त्यांनीं त्याजकडे 
पत्र पाठविलें त्यांत असें लिहिळें होतें: दारयावेश 
महाराजांचे कुशल . असो; ८ महाराजांला कळावे कीं 
आम्ही यहूदा प्रांतांतील थोर देवाच्या मंदिराकडे गेलों 
होतों तेथें पाहतों तों तें मोठ्या पाषाणाचे बांधीत आहेत 
व भिंतींवर ठार्कडेहि पडलीं आहेत; हे काम मोठ्या 
झपाठ्याने चाललें असून त्यांच्या हातांनी सिद्धीस जात 
आहे; ९ तेथल्या वडील जनांस आम्हीं विवारिठे, हे 
मंदिर बांधण्यास व हा कोट उभारण्यास तुम्हांस कोणीं 
हुकूम दिला आहे १ १० त्यांचे प्रमुख कोण आहेत 
त्यांचीं नांवे. लिहून आपणाला कळवावी म्हणून आम्हीं 
त्यांस तीं विचारिलीं; ११ त्यांनीं आम्हांस हें उत्तर 
दिलें; आम्ही स्वगोीच्या व पृथ्वीच्या देवाचे 
दास आहों; जें मंदिर बहुत वर्षामागे इस्लाएलाच्या 
एका मोठ्या राजानें बांधून पुरें केळें होतें तें आम्ही 
बांधीत आहों; १२ आमच्या वाडवडिलांनीं स्वगीच्या 
देवास चिडवून संतप्त केलें तेव्हां त्यानें त्यांस बाबेलचा 
राजा नबुखद्रेस्सर खास्दी याच्या हाती दिले; 
त्यानें या मंदिराचा विध्वंस करून येथील लोकांस 
बाबेलास नेटें; १३ पण बाबेलचा राजा कोरेश यानें 
आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्या वर्षी देवाचें हें मंदिर 
बांधण्याचा हुकूम केला; १४ देवाच्या मंदिरांतलीं 
सोन्यारूप्याची पात्रे नबुखद्रेस्सरानें यरुशलेमाच्या 


५०७ - 


अ० ५४१४-६४१६ 


क - 


मंदिरांतूत काढून मेळन . बाबेलांतील मंदिरांत | हे देवावें मंदिर त्याच्याच पूर्वीच्या जागीं बांधावे: 


ठेविली होतीं तीं कोरेदा . राजानें तेथील मंदिरांतून 
बाहेर काहून जेशंबस्सर नांवाच्या पुरुषास अधिकारी 
नेमून त्याच्या हवाली केलीं; १५ त्यांने त्यास 
सांगितळे॑ं कीं हीं पात्रे यरशलेंमांतीठ मंदिरांत 
नेळ' ठेव आणि. देवाचें मंदिर पूर्ववत्‌ त्याच ठिकाणीं 
बांध; १६ मंग. शेशबस्सरानें ' येऊन यरझलेमांतल्या 
देवमंदिराचा . पाया घातला; तेव्हांपासून आजवर हें 
बांधण्याचे काम चाळू आहे, : अद्यापि हें पुरें. झालें 
नाही; १३ . तर कोरेडा राजार्ने तयरुकालेमांत देवाचें 
मंदिर::'बांधण्याची आज्ञा. दिली : होती किंवा: नाहीं .यांचा 
शोघ« महासंजञांच्या मॅर्जीस आल्यास बाबेलच्या .राज- 
भांडारांत करावा; या प्रकरणी: महाराजांची काय मर्जी 
आहे. तें आम्हांस कळवावे. न : 


८ याखेरीज हें देवाचें मंदिर बांधण्यासाठी यहूद्यांच्या 
वडील जनांशीं तुमचें काय कर्तव्य आहे याविषयीं मी 
तुम्हांस अशी आज्ञा करितों कीं राजघनांतून म्हणजे अर्थात 
महानदांच्या - पश्चिम प्रांतांच्या करामधून या लोकांस 
खर्चे ताबडतोब पुरवावा; त्यांना: कांहीं अडथळा करूं नये; 
२ स्वर्गीच्या देवास होमारपैणांसाठीं गोऱ्हे, मेंढे, कोकरे 
आदिकरून ज्या वस्तु लागतील त्या आणि गहूं, मीट, 
द्राक्षारस. व॒तेल हीं यरुदलेमांतील याजक जितकी 
मागंत्तील तितकी प्रतिदिनी त्यांस द्यावी; यांत कांहीं, खंड 
पह 'न॒ये;' १० म्हणजे तेः स्वंयींच्या देवास: हव्य म्हणून 
होमबलि - अर्पितील आणि . राजा- वं त्याचे . पुत्र दीर्धायुः 
व्हावे अशी प्रार्थना करितील; ११ मी आणखी : असाहि 
हुकूम करितों कीं जो कोणी या आज्ञेत कमीजास्त 


| व दारयावेश राजाच्या हुकमावखून'- बाबेल | करील' त्याच्या - घराचें बह्ाळ काहून त्यावर त्या 
द्‌ यीलः*.दततरखान्यांत . व जामदारखाम्यांत शोध | माणसास उचलून टांगावे, आणि या अपराधाबद्दल 


“करण्यांत आला: २. तेव्हां . मेदी प्रांतातल्या: 


अखमथा:-: : नगरांतील ' : रांजघ्राब्यांत. एक गुंडाळी 


सांपडली; : तींत येणेंप्रमाणें लेख लिहिला. होता. 


३ क्रोरेश : राजाच्या ' : कारकीर्दोच्या पहिल्या वर्षी 
- यरालेमांतील देवाच्या मंदिरासंबंध्यनं राजाने जो 
ठराब केल्य तो असा: ज्या स्थानीं यक्ष करतात तेथें 
देवत्वें मंद्रिर बांधार्वे. व त्याचा पाया. खंबीर घालावा; 
त्याची उंची साठ हात व रूंदी साठ हात असावी; 
४ त्याचे तीन थर मोठमोठ्या पाषाणांचे व॒ एक थर 
नव्या लाकडांचा. असावा; .हा सर्वे खर्च राजाच्या 
स्वजिन्यांतून करण्यांत यावा; ८ देवाऱच्या मंदिरांतील 
सोन्याचांदीचीं जीं पात्रें नबुखद्वेस्सराने यरळालेमांतील 
मंदिरातून बाबेलास आणिली . आहेत तीं परत नेऊन 


त्याच्या . घराचा उकिरडा कराबा; १२ यरुझलेमांतील 
देवाच्या य मंदिराचा विध्वंस करावा ह्या उद्देशानें या 
आक्लेंत जे. कोणी खटपटी करितील व जे कोणी राजे 
किंवा. लोक ती: फिरवावी. म्हणून तींत हात घाठितीलः 
त्या सर्वांचा निःपात ज्या देवाने तेथें आपल्या नाभाचा 
निवास केला आहे तो करील; मी .दारयावेदा हाः 
हुकूम करीत आहें, त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. : 
> १३ दारयावेश राजाच्या ह्या फर्मानाप्रमाणें महा- 
नंदाच्या पश्चिमेकडील. प्रांताचा अधिपति ततनइ, शंथर- 
बोजनद व त्यांचे - स्नेही यांनीं ताबडतोब केलें: 
१४- हाम्गय संदेष्टा आणि. जखऱ्या. बिन इद्दो यांच्या 
संदेशांमुळें यहूदी वडील जन मंदिर बांधीत राहिले 
आणि त्यांत त्यांस यश॒ आलें. ..इख्ाएलाच्या. देवाच्या 


यरुक्लेमांतील. मंदिरांत जेथल्या. तेथें ठेवावी; तीं तूं । आज्ञेप्रमाणे आणि पारसाचे राजे कोरेश, दारयावेश् 


देवाच्या मंदिरांत ठेवून दे. ६ तर आतां. महानदाच्या 
प्चिमेकडील प्रांताचा अधिपति 'ततनइ, शेथर-बोजनइ 
आणि त्यांचे स्नेही अफसेखी . असे तुम्ही सवे तेथून 
दूर व्हा; ७ देवाच्या मंदिराच्या कामांत हात घालूं 


व अर्तहशस्त यांच्या फर्मानांबरहुकूम त्यांनीं तें मंदिर 
बांधून पुरें केलें. १५. ते मंदिर दारयावेश राजाच्या. 
कारकीर्दीच्या सहाव्या बर्षी अदार महिन्याच्या तृतीयेस 
पुरें झालें. १६ तेव्हां इत्लाएल' लोक म्हणजे याजक, 


नका; यहूद्यांचा अधिपति व त्यांचे. वडील जन यांनीं | लेवी व बंदिवासांतूत परत आलेले लोक यांनीं 
५०८ 





क एला -.. 'अ० ३५१६-१४. 
देवाच्या मंदिराची. प्रतिष्ठापना मोठ्या उत्साहाने केली. | कांही जण . < राजाच्या: कारकीर्दीच्या. 
१७ या मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेच्या त्यांनी शंभर | सातव्या वर्षी यसरुदाठेमास- गेले... :८ !- राजतधय 
जेऊ, .- दोनशें मेंढे, . चारशे कोकरे आणि सर्वे | कारकीर्दीच्या सातव्या वर्षांच्या पांचव्या महिन्यांत: एज्रा 
'इन्नाएलासाठी: हत्याएल वंशांच्या संख्येप्रमाणें भारा बकरे | यंराळेमास जाऊस पोहचला. ९. पहिल्या मैहिन्याच्या, 
'ही.: प्पापेणे,. म्हणून .अर्पित्री. १८:. मोशाच्या ग्रंथांत | प्रतिपदेस तो बाबेलाहून निघाला; देवाचा. वरदहात. 
उिहित्यागमार्थे -याजकांची. त्यांच्या. वर्गाप्रमाणें आणि .। त्याजवर तो. :पांचन्या: महिन्याच्या 
-मे्याची ह्यांच्या क्रमांप्रभाणें 1] क 1. 


कू९ पहिल्या > महिन्याच्या 'चतुदेशीस बंदिवासांतून 


'ध्रर्त आलेल्या. लोकांनीं “ वल्हांडज सण पाळिला. 
२०:र्‍याजके व लेवी. यांनी एकचित्तानें आपणांस . शुद्ध 
केळे होते;ते झुचिर्भ्‌त झाले: होते; त्यांनी बदिवासांतून' 
'परल-आलेल्क सवे. लोकांसाठी, आपलें भाऊबंद... जे 
याजक त्यांथ्यासाठीं व. स्वतांसाठींन:कल्हांडणपशु जआरिळे. 
स्न:बंदिवासांतून परल'- आलेल्या इल्लारक लोकोंनीं: आणि 


इहाएलाचा. देव परमेश्वर र्‍्याच्या “भजनी: लागण्यासाठी | 


जे सर्व रोक त्या. देशंच्या - मूर्तिपूजक कोकांच्या: अदते' 
'पासूम दूर राहिले होते. त्या : सर्वांनी भोजन केलें 
२२ त्यांनी “बेखमीर ' भाकरीचा. . खण सात दिवस 


आनंदाने पाळिला, . कारण परमेश्वराने: त्यांस. आनंदित. 


केळे होतें. आणि इल्लाएलांचा" देव ह्याच्या. मंदिराच्या 
कामीं त्यांच्या - हातांस * -जोर. 'योवा म्हणून . त्यानें 
अस्हूरच्या-राजाचें:मन त्यांस: अनुकूळ केलें होते. _ 
१: यानंतर पारसाचा . राजाः अर्तहदारत. याच्या 

१६) कारकीदीत एज्रा बिन सराया' बिन अजऱ्या बिन 
हिल्कीया' :२ जिन शाम बिन-सादोक निन अहीट्ब: 

३ बिन अमऱ्या निन अजऱ्या विन मरोयाथ ४ जिंन 


अरह्या बिन उज्जी बिन. बुक्की ५ बिन. अबीठवा 


बिन फिनहास निन एलाजार बिन अहरोन. मुख्य 
याजक होता; ६.. हाच एज्ना - बाबेलाहून गेला;- हा 
शइल्ाएलाचा देव परमेश्वर यानें दिलेल्या. मोशोच्या 
'नियमशात्रांत . पारंगत शास्री . होता; त्याचा देव 
परमेश्वर याचा वरदहस्त त्याजवर होता, म्हणून राजानें 
स्माचा सारा मनोरथ पूणे केला. : ७ इस्राएल लोक, 
याजक, लेवी, गायक, ह्रारपाळः व॑नथीनीम यांतळे 


५०९ 


११ एज्रा याजक झाखी असून परमेश्वराची अव्हा- 
वचनें व त्याने इत्लाएलास:--विहित केलेले नियम यांत 
फरंगत .होता; स्वास अतेहशर्त . राजाने. जें पत्र दिक. 
त्यांची नक्कल हीः १२. स्वर्गीच्या देवाच्या नियमशासत्रांत 
'पौरंगतें  : झरती एना याजक. याख राजाधिराज 


 अंतेहंशरत .इत्यादि;.:१२ मी असें. फर्माविती कीं माझ्या 


राज्यांतीळे जे * इद्लाएल.- लोक : ब. त्यांचे; जे. याजक:व. 
उखेवी? आपखुशीनें- मेर्कालेंमांत - जाऊं. इच्छीत. असतील 
त्यांस तुजबरीबर जाण्याची परवानगी आहे; १४ तुज- . 
जवळं जें देवीचे < घर्मशाकी आहे. तदनुसार यहूदा व 
यँस्झलेमेः यांची- स्थिति -आहे. किंवा कसें याचा तपास. 
कराना म्हणून राजा क॑ त्याचे सात मंत्री यांजकहून तुला. 


"३. [ रवाना करण्यांत येत “आहे; १५ यरुदळेमनिवासी :जो 
- हइल्लाएलीचा देव: त्यास. राजानें व. त्याच्या मंक्यांनीं 


स्वसंतौषार्ने, अपण: केळेछे . सोने वर्पे. तूं न्यावे 
१६ तंसैंच . जेथढें सोनेंस्पें साऱ्या बाबेल प्रांतांत तुला 
मिळेल, . आणि. लोक व याजक . यरुदलेमांतीळ 
आपल्या देवाच्या मंदिराप्रीत्यय॑ जें. स्वसंतोषाचें 
अपेण देतील . ते सवे. तं. न्यावे; १७ तूं. त्या पैशाचे 
बैल, मेंढे, कोकरे व. त्यांबरोबरचीं अन्नापैणें व पेयापणें. 
हीं> हयगय न . कारितां ' खरेदी करून यरुडालेमांतीलं-. 
तुमच्या देवाच्या - मंदिरांत. असलेल्या वेदीवर अपोवीं. . 
१८. जें सोवेंर्पे िळक राहील .त्याचा विनियोग तुला 
व तुझ्या भाऊबदांस योग्य वाटेळ तसा आपल्या 
इच्छेप्रमाणे करावा. १९- तुझ्या “देवाच्या 


अँड क करट 


ण्ज्रा 





मंदिरांच्या : सेवेसाठी - जीं. पात्रे 
- ओहेतः: तीं -यरुळालेमाच्या . बेवासमोर सादर कर. 
२०. याहुंने आणखीः देवाच्या मंदिरास लागणारें जें तुला 
द्यावे, 'ळानेल' ते. राजमांढारांतून ध्यावे; २१ मी 
अतहैदॉईंत ::राजा . महानदाच्या पश्चिमेकडील सेवे 
भोडाऱ्यांस- अंश्ञी आज्ञा करीत आहे कौं एज्रा याजक 
जो: स्बर्गीच्या देवाच्या नियमशाक्षांत...पारंगत आहे तो 
जे. कांहीं तुम्हीपाशीं : मागेल:: तें <सर्वे ताबडंतोब त्यास 
द्यावे: २२ रुपें शंभर किक्कास्पर्यंत, गहूं दंभर .कोरपर्यंत 
दाक्षारस रांभर बेथपर्यंत; : तेल - शभर . ब्रथपर्यंते- व 
लागेल तेवढें मीठ देण्यांत यावें. २२. जी कांहीं भाज्ञा 
स्वगोंचा देवं ' करील ' तीबरहुकूम -- स्वगीच्या, (देवाच्या 
मंदिरासाठी. करण्यांत यावें; राजा व, त्याचे, पुक्न ग्रांच्या 


संज्यावरं:- त्याचा. रोष ;होईल- असें. कांः होऊ: द्यावें.2. 
२४ तसेंच आम्ही असें .फर्मावि्तो. कीं देवाच्या य. 


मंदिरांतील करे कोणी .ग्राजक, लेत्री, गायक, द्वारपॉश. 
-नथीनीन वः इतर सेवक असतील: त्यांच्यापासून: स्वंड. 
“कर. अथवा. जकात घ्यावयाची . नाहीं; :२५ . हे. एजा, 


तुला तुझ्या देवाने: ज्ञान. दिलें त्याच्या. योगें शास्ते:व. 


न्यायाधीश यांची नेमणूक कर; तुझ्या देवाचे. नियम- 
झास्र जाणणाऱ्या. अशा त्या मर्हानदाच्या. पश्चिमेकडील 
सार्‍या .स्हिवाऱ्यांचा त्यांनीं . न्यायइनसाफ -. कराबा 
आणि 'त्यासंबंधानें जे अंज्ञानी- आहेत्त त्यांस... भुम्हीं 
शिकवावे. . २६ जे कोणी. तुझ्या .दवाच्या धर्मशासखत्रा 
प्रमाणे आणि-- राजाच्या - कायद्याप्रमाणे ..चागेणार:: नाहींत 
त्यांस ताबडतोब शासन करावें: : प्राणदंड, . हेद्पारी, 
मालमतलेची. जप्ती अथवा कैंद यांतील कोणतीहि 
शिक्षा त्यांस करावी 

२७ यरुझलेमांतील ' देवाचें मंदिर : शोभिवंत करावें 
अक्षी इच्छा राजाच्या मनांत ज्याने उत्पन्न. केली आहे 
तो आमच्या' पूर्वजांचा देव परमेश्रहे धन्य: २८ राजा; 


देण्यांत थेत | हिंमत धरून मजवरोबर - जाण्यासाठी. इस्राएलांतोल. 


प्रमुख पुरुष मीं एकवट केले. 
१. अतेहृशश्त राजाच्या : कारकीदीत. माझ्या- 
€£ बरोबर बाबेल्हून आले त्यांच्या पितूकुळांचे प्रमुख 
ब त्यांची वंशावळी ग्रेणेंग्रमाणे : -९ फरिनहासाच्या 
वंश्ांतला गेर्षोम, इयामाराच्या - वंशांतळा : दानीएल 
व. दाविदाच्या वंशातला हट्ट्श. ३२ शखन्याच्या वेशांतत्तर 
परोश्याच्या कुळांतला जखऱ्या व त्याच्याबरोबर एकह 
पज्ञास - पुरुषांची मणती.  वंशावळीप्रमाणें झाली 
४... पेहथ-मवाबाच्या:: .वंशांतला . एल्यह्योबेनय' बिन 
जरह्या द त्याच्याबरोबर दोनशे पुरुष, ५ शखन्याच्या 
कैझांतला बहजीएलाचा* पुत्र : व त्याच्याबरोबर तीने 


पुरूत्न., ६ : आदीनाच्या वेशांतला एबद ' जिन योंनाथानं 


>ह्याच्याबरोबर'*-पन्नासं पुरष. ५ एलामा'्या वंद्ांतरला 

यंशाया : बिन: अथल्या व .त्याच्याणरोबर . सत्तर पुरुष. 
द: :शफाब्याच्यो :-बंशांतंला जवद्या बिन मीखाएल व. 
त्याच्याबरोबर - ऐशीं पुरुष. ९ यवाबाच्या - वंद्यांतला 
ओबद्या बिन यहीएल व त्याच्याबरोबर .दोनशें अठरा 
पुरुष. १०. शलोमिथाच्या वंशांतला योसिफ्याचा पुत्र 
ब॒त्याच्याबरोबर एकशे साठ पुरुष. ११ बेबाईच्या 
वंशांत जखऱ्या बिन . नेबाहे व त्याच्याबरोबर 
अंध्रवीस पुरुष. .१२ अजंगादाच्या वंशांतला योहानान 
बिन हंक्काटान व. त्याच्याबरोबर . एकद दहा. पुरुष. 
१३ अदोनीकामाच्या .वंछांतळे जे शेवटचे त्यांची 
नांवे. .हीं: अलीफलेट, :: येऊएल. व शमाया आणि 
त्यांच्याबरोबर साट पुरुष. १४ बिगवईंच्या . वंशांतले 
उथइ व जब्वूद व त्यांच्याबरोबर सत्तर पुरुष. 

१५. अहवा नदीला जी नदी मिळते. तिच्याजवळ 
मीं त्यांस जमविले; तेथें आम्ही डेरे देऊन तीने 
दिवस .. राहिलो; आणि मीं लोकांची व॒याजकांची 
वाहणी केली तेव्हां मला लेवीच्या वॅशांतळे कोणी 


त्यांचे मंत्री व॑: राजाच सवे पराक्रमी* सरदार यांची | दिसले नाहींत. १६. मग मीं निरोप पाठवून आल्यिजर, 


मजवर दया व्हावी असें देवाने केळं “आहे. . माझा । अरीएल. 


शमाया, . एलनाथान, यारीब, एलनाथान, 


देव परमेश्वर याचा . मजवर वरदहहवं: होता : त्यामुळें | नाथान, जखऱ्या व मझुक्याम या प्रमुखांस आणि योयारीबय 


१ निर्गम २५:३९. टीप पाहाः २ एक माप 


व. एलनाथान . या. सुज्ञ पुरुषांस . बोलावून आणिलें 


५१० . 


एमा 


अ०८४१७--९३क 





१७ मीं त्यांस कासिफ्या नांवाच्या स्थानाचा नायक । सोनें, २७. हजार दारिक सोन्याचे वीस कटोरे आणि 


इद्दो याजकडे पाठविळे॑ आणि आम्हांकडे आमच्या 


देवाच्या  मंदिराप्रीत्य्थ सेवाचाकरी करणारे घेऊन 
यावें. म्हणून .कासिफ्या येथें इद्दो व त्याचे बांधव 
नथीनीम यांस काय सांगावें हें मीं त्यांस कळविलें 
१८ आमच्या देवाचा आम्हांवर वरदहस्त असल्यामुळें 
'त्यांनी आम्हांकडे महली बिन लेवी बिन इस्राएल 
याच्या वंशांतला एक समंजस मनुष्य आणिला; आणि 
शेरेब्या व त्याचे पुत्र व बांधव असे अठरा जण 
आणिले; १९ हश्ब्या व त्याजबरोबर मंरारी वं्यां- 
तील यशया आणि त्याचे बांधव व पुत्र मिळून वीस जण 
आणिले. २० आणि दावीद व सरदार यांनीं लेव्यांच्या 
सेवेसाठी नेमून दिलेल्या नथीनीमांपैकी दोनशें वीस 
आणिले; या सर्वांची नांवें नोंदिली. २१ मग मी 
अहवा नदीतीरी उपवास करण्याचें जाहीर केलें; 
त्याचा हेतु असा कीं आंम्ही देवासमोर दीन व्हावें 
आणि आम्हांसाठी, आमच्या मुलांबाळांसाठी आणि 
आमच्या सवे धनासाठी बिनधोक्याचा मार्ग प्राप्त 
व्हावा असें आम्ही आमच्या देवासमोर दीन होऊन 
मागावे. २२ वाटेने शत्रूंपासून आमचां बचाव व्हावयो- 
साठीं राजापाशीं शिपाई व घोडेस्वार यांची टोळी 
मागून घेण्याची मला लाज वाटली; कारण . आम्ही 
राजास असें बोळून चुकलो होतों कीं आमच्या देवास 
झरण आलेल्या सर्वीवर त्याचा वरदहस्त असतो, पण 
जे त्याचा त्याग करितात त्यांजवर त्याचें बल व क्रोध 
हीं प्रगट होतात. २२: यास्तव आम्ही उपास करून 
आपल्या देवाची प्रार्थना केली ती त्यानें ऐकली. 
२४ मग मीं याजकांपैकीं शेरेच्या, हशव्या व त्याचे दहा 
आंधव अशा बारा प्रमुख पुरुषांस निराळें केलें; २५ जें 
होनेंर्पें व. जीं पात्रे राजा, त्याचे मंत्री, त्याचे सरदार 
ब॒तेथें असलेले सवे इस्चाएल यांनीं आमच्या देवाच्या 
मंदिराप्रीत्य्थ आर्पिलीं होती ती तोळन मीं त्यांच्या 


सुवणेतुल्य उजळ पितळेचीं दोन पात्रें मीं त्यांस. तोत्वून 
दिलीं. २८ मी त्यांस म्हणालो, तुम्ही: परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
पवित्र आहां, व हीं पात्रेंहि पवित्र- आहेत; हे सोनेख्पें 
तुमच्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर याच्यांप्रीत्येर्थ स्वॅसंतोषाचे 
अर्पण म्हणून आहे. २९ सावध राहा; 'यरझलळेमांत 
मुख्य याजक, लेवी आणि इखराएलांच्या पितृकुळांतले 
सरदार यांच्यासमोर परमेश्वराच्या मंदिराच्या कोठ्यात 
हीं सव तोलून देईपर्यंत यांचें रक्षण करा. ३० मग 
यरुशलेमांतील आमच्या देवाच्या मंदिराप्रत नेण्यासाठी 
यांजक व लेवी यांनीं तें सोनेंद्पें व तीं पात्रें तोळून घेतलीं. 
३१ पहिल्या महिन्याच्या द्वाद्ीस अहवा नदी- 
पासून कूच करून आम्ही यरुशलेमाचा मार्ग धरिला. 
आमच्या देवाचा वरदहस्त आम्हांवर असल्यामुळें त्यानें 
झत्रूंपासून व वाटेंत धात करण्यास टपून बसणाऱ्यांपासून 
आमचें रक्षण केलें. २२ आम्ही यरुळालेमास पोहचून 
तेथें तीन दिवस राहिलो. २२३ चौथ्या दिवशी तें 
सोनेंर्पें- व तीं पात्रे आमच्या देवाच्या मंदिरांत 
तोलून मरेमोथ' बिन उरीया याजकाच्या हवाली 
केलीं; त्याच्याबरोबर एलाजार बिन फिनहास, थोजा- 
चाद॒ जिन येवा आणि नोअद्या बिन बिन्नुई हे 
लेवी होते; ३४ त्या सवं वस्तु मोजून तोलल्या व त्या 
सर्वे तोलाची त्या समयीं नोंद केली. ३५ परदेझ्ांतील 
बंदिवासांतून परत आलेल्यांनीं इस्राएलाच्या देवास 
होमबल्ि आपिले; त्यांनीं सवे इस्लाएलांकरितां पापार्पण 
म्हणून बारा गोऱ्हे, शहाण्णव एडके, सत्याहततर कोकरे 
व॒ बारा बकरे आणिले; हीं संव परमेश्वराप्रीत्यर्थ 
होमार्पण होतीं. ३६ मग त्यांनीं राजाचें फर्मान महा- 
नदाच्या पश्चिमेकडील प्रांतांवरील राजाचे मुतालिक 
ब प्रांताधिपति यांस दिलें; त्यांनी इखाएल लोकांस 

देवाच्या मंदिराच्या कामीं साहाय्य केलें. 
१ या सर्वे गोष्टी झाल्यावर सरदार मजपाशी 


स्वाधीन केलीं; २६ मीं त्यांच्या हातीं साडेसहाशे किकोर श्‌ येऊन म्हणूं लागले, इत्राएह ठोक, याजक ब ठेवी 


चांदी, शंभर किक्कार चांदीची पात्रे, शंभर किकार 
१ निर्गम २५:२९ टीप पाहा. 





हे देशोदेशींच्या लोकांपासून निराळे राहत नाहींत. 
१ अ० २:६९ पाहा. 





५११ 


-अ० «४५-१०: 


एज्ञा 





'से कनानी, हित्ती, परिजी, यबूसी, अम्मोनी, मवाबी, 
मिसरी व अमोरी यांच्याप्रमाणेच अमंगळ कृत्यें 
करितात... २. त्यांनी आपणांस व आपल्या पुत्रांस 
त्यांच्या :कन्या' केल्या आहेत; पवित्र बीज 
देशोदेशींच्या लोकांत मिसळून गेलें आहे; सरदार व 
झास्ते यांचा हात या पातकांत प्रमुख आहे. ३ हें मीं 
ऐकले. तेव्हां आपलीं वरसत्रे व झगा. फाडून . आपल्या 
डोक्याचे व दाढीचे केस तोडिले व. चिंताक्रांत होऊन 
खालीं म्नसलों. ४ मग बंदिवासांतून आलेल्या लोकांच्या 
पातकासंबंधाने देवाचें वचन ऐकून जे लोक कंपाय- 
मान. झाले, ते सगळे माझ्याजवळ जमा झाले, व मी 
-संघ्याकाळच्या  अर्पणसमयापर्यंत बिंताक्रांत होऊन 
बसलो. ५ उपोषण केलेला, वस्र व झगा फाडलेला, अशा 
स्थितींत. मी . संघ्याकाळच्या . अपेणसमयीं उठलो 
आणि गुडघे टेकून माझा देव परमेश्वर याच्यापुढे 
आपले हात पसरून म्हणालो, ६ हे माझ्या देवा, मला 
राज वाटते. मला तुझ्यापुढे तोंड वर करण्यास शरम 
वाटते, कारण. आमचे अपराध वाढून आमच्या डोक्या- 
बरून गेळे आहेत व आमचे दोष वाढून गगनास जाऊन 
पोइंचठे आहेत. ७ आमच्या पू्वेजांच्या काळापासून 
आजपयंत आम्ही अतिशयित अपराधी आहों; आणि 
आमच्या अधमासुळें आम्ही, आमचे राजे व आमचे 
याजक. अनेक देशांच्या राजांच्या हातीं सांपडून तरवार, 
बंदिवास, छटाळूट व. लोकलज्या अश्या विप्ततींत 
पडलो आहों; .आज आमची स्थिति अश्चीच आहे. 
८ सांप्रत थोडे दिवस आमचा देव परमेश्वर यानें 
आम्हांवर अनुग्रह केला आहे; आमच्यांतले थोडेसे 
लोक वांचून अवश्लेष ठेविले आहेत आणि आम्हांस 
'त्याच्या पवित्रस्थानांत एका खुंटीचा आधार मिळाळा 
'आहे; आमच्या देवार्ने आमचे डोळे सतेज केळे आहेत 
व॒ आमच्या दास्यांत आम्हांस . थोडेसे नवजीवन 
मिळालें आहे. ९ आम्ही दास तर आहोंच, तरी 
आमच्या .दास्यांत देवाने आमचा त्याग. केला नाही; 
'उलट त्यानें. पारसदेक्षीय राजांच्या द्वारे आमच्यावर 
'कृपादृष्टि केली आहे, यासाठीं कीं आम्ही नबजीवन 


पावून आपल्या देवाचें मंदिर उभारावे, त्याच्या मोड- 
तोडीची दुरुस्ती करावी, आणि यहूदा व यरूवालेम 
यांत आम्हांस आश्रयस्थान मिळावे. १३० तर आतां हे 
आमच्या देवा, असें असतां आम्ही काय बोलणार ? 
आम्हीं तुझ्या आज्ञा मोडिल्या आहेत. ११ तू आपले 
सेवक जे संदेष्टे त्यांच्याद्वारे दिलेल्या आज्ञा आम्ही 
मोडिल्या आहेत; तूं सांगितलें होतें कीं जो देश ताब्यांत 
घेण्यास तुम्ही जात आहां तो देश देशोदेशींच्या 
लोकांच्या अथुद्धतेमुळें व अमंगळ कृतीमुळे अशुद्ध 
झाला आहे; त्यांनीं तो देश या टोकापासून त्या ठोका- 
पर्यत आपल्या अशुद्धतेनें भरून टाकिला आहे;. १२ तर 
तुम्ही आपल्या कन्या त्यांच्या पुत्रांस देऊं नयेत व 
त्यांच्या कन्या आपल्या पुत्रांस करू नयेत; त्यांचें क्षेम- 
कुदळ कधीहि चिंतूं नये, म्हणजे तुम्ही मजबुत होऊन 
त्या देशचे उत्तत फळ चाखाळ आणि आपल्यामागे 
आपल्या वैहाजांस तो निरंतरचें वतन ठेवून जाल. 
१३ आमच्या दुष्कृत्यांमळें व आमच्या. मोठ्या 
अपराधांमुळें हें सवे आम्हांवर ओढवले असून आमच्या 
अपराधास योग्य असलेल्या शिक्षेहून, हे देवा, तं 
आम्हांस कमी झासन केलें व आमच्यांतल्या इतक्या 
लोकांस बचावून अवरोष ठेविले, १४ तर आम्ही 
पुन: तुझ्या आज्ञा मोडून अमंगळ कृत्ये करणार्‍या ह्या 
लोकांशीं सोयरीक करावी काय १ अशाने तूं आम्हांवर 
कोपायमान होऊस आम्हांस भस्म कारेशील आणि आमचा 
कोणी अवशेष उरू देणार नाहींस. असें नाहीं का तं 
करणार १ १५ हे परमेश्वरा, इत्लाएलाच्या देवा, तूं न्यायी 
आहेस, आम्ही केवळ निभावलेळे अवशेष आहों; आज 
आमची स्थिति अश्ीच आहे;. आम्ही तुजपुढें अपराधी 
आहों; यामुळें तुझ्यासमोर कोणास उभे राहतां येत नाहीं. 
१ एज्रा देवाच्या मंदिरापुढें पडून रडत 

६ ७ असतां व प्रार्थना कलून पापांगीकार करीत 
असता. इस्नाएल ख्रीपुरुष व सुलेंबाळें यांचा 

मोठा समुदाय त्याच्याजवळ जमा ' झाला; लोक घार 
घाय रडत होते. २ तेव्हां एलाम वंशांतला शखन्या 
बिन यहिएल एज्ञास म्हणाला, आमच्या लोकांना या 


१२ 


- एज़ा 


० ऐ७३२-न्त्१ 


देशांतील लोकांच्या - अन्य जातींच्या ल्रियांशीं विवाह 
कून आपल्या. देवाचा अपराध. केला आहे; पण या 
श्थितींतोहे इल्लालासंबंघाने आज्ञा. आहे. 
आता. आमच्या स्वामीच्या उपदेशाबुसारा आंणि 
*आमच्या. देवाच्या धर्मशास्राचा ज्यांस. धाक आहे 
त्यांच्या उपळेझानुसार आम्ही असल्या संवे ल्रिया व 
त्यांच्या पोटीं झालेली संतति काहून लावितो, अक्षी 
आणभाक आपल्या. देवापाशी करूं या; हें सेवे आपण 
घर्मशात्राप्रमाणे करूं्या. ४. तर आतां ऊठ, हें काम 
तुझें आहे; आम्ही तुझ्याबरोबर आहों; हिंमत धरून हें 
कर. ५ मग एज्ञानें उठून याजक, लेवी व सर्व 
इस्लाएछ यांच्या प्रमुख याजकांकडहून . हापथ वाहविली 
कीं. आम्ही या वचनानुसार वतू.; ह्याप्रमाणें त्यांनीं शपथ 
वाहिली. ६ मग एज्रा देवाच्या मंदिरापुढून उठला 
आणि यहोहानान बिन एल्याज्लीब यांच्या कोठडीत 
गेला; तेथें तो गेला तेव्हां त्याने अन्नपाणी सेवन केलें 
नाहीं, कारण बंदिवासांतून आलेल्या लोकांच्या पातका- 
स्तव तो शोक करीत राहिला. ७ मग त्याने यहूदा 
च॒यरूशलेम यांत. राहणाऱ्या बंदिवासांतून परत 
आलेल्या सर्व लोकांस जाहीर केलें कीं तुम्ही यरूशा- 
छेमांत एकवट व्हा; ८ सरदार व वडील जन यांचे 
सांगर्णे जो कोणी ऐकणार नाहीं व तीन दिवसांच्या 
आंत. येणार नाहीं त्याची सवे जिनगरी जप्त होईल 
आणि बंदिवासांतूत आलेल्या मंडळींतून त्यास निराळें 
काढण्यांत येईल. ९ मग यहूदा व बन्यामीन यांतील 
सवे लोक तीन दिवसांच्या आंत यरुशलेमांत एकत्र 
झाले; हें सवे नवव्या महिन्याच्या विसाव्या दिवशीं 
घडलें. सवे लोक देवाच्या मंदिराच्या चौकांत सदरील 
कारणास्तत आणि पावसाच्या झडीमुळें थरथर कांपत 
बसून राहिळे. १० मग एज्रा याजक उभा राहून त्यांस 
म्हणाला, तुम्ही आहेचें उद्लंधन करून अन्य जातींच्या 
श्रियांशीं विवाह केल्यामुळें इखराएलाच्या अपराधांत 
मर घातली; ११ तर आतां आपल्या पूवेजांचा देव 
अरमेश्वर यांच्यासमोर आपलें .पाप कबूल करा, 


त्याच्या इच्छेप्रमाणे वर्तन करा आणि या देशचे लोक |! यहीएलळ व उनीया; 
५१३ 


श्रे 


३ तर. 


का क कवक र मजात यनत आ य्य डड क मड वती मत पा त चक क ह ळक 


व अन्य जातींच्या लिया यांच्यापासून निराळें व्हा. 


“१२ तेव्हां सगळ्या मंडळीने उच्च स्वराने म्हटलें, तूं 


सांगतोस त्याप्रमाणें. करणें... आम्हांस . उचित आहे;.. 
१३ पण लोक पुष्कळ आहेत. आणि ' पावसाची झड 
लागली असून . आम्हांस बाहेर उर्भे राहतां येत नाहीं, 
आणि हें कांही एकदोन दिवसांचे काम नव्हे, कारण, 


आम्ही या बाबतींत मोठा अपराध केला आहे; 
१४ सवे मंडळीच्या तर्फे आमचे सरदार नेमावे 
“आणि... आमच्या देवाचा 


भडकलेला तीत कोप. 
आम्हांवरून दूर. होई तोंवर आणि या प्रकरणाचे 
निराकरण होई तोंवर आमच्या नगरांतल्या ज्या 
रहिवाऱ्यांनी अन्य जातींच्या स्रिया केल्या आहेत. 
त्यांनीं. नेमिळेल्या वेळीं यावे, आणि त्यांच्याबरोबर : 
प्रत्येक नगरचे वडील जन व न्यायाघोश् यावे. १५ या- 
संबंधानें केवळ योनाथान बिन असाएल आणि यहून्या 
बिन तिकवा यांनीं विरोध केला, आणि मशुळाम व 
शब्बथहे लेवी यांनीं त्यांस साहाय्य केलें. 
१६ बंदिवासांतून आलेल्या लोकांनीं सांगितल्याप्रस्माणे 
केळे. एज्ना याजक व पितृकुळांचे कांहीं प्रमुख 
आपआपल्या पितूकुळांप्रमाणें आपलीं नांवें नोंदून 
निराळे झाले; आणि दहाव्या महिन्याच्या प्रतिपदेस ते 
या बाबीची “चौकशी करावयास बसले. १७ ज्यांनी 
ज्यांनीं अन्य जातींच्या -ल्रिया क्रेल्या होत्या त्या सव 
पुरुषांच्या प्रकरणांचा निकाल त्यांनीं पहिल्या. 
महिन्याच्या प्रतिपदेपर्येत केला. १८ यानक. बंश्यांतील 
ज्या पुरुषांनी अन्य जातींच्या श्रिया केल्या द्दोत्या .ते 
हेः येशूवा बिन थोसादाक याच्या वंशांतील व त्याच्या 
भाऊबंदांच्या वंशांतील मासेया, अल्यिजर, यारीब व 
गदल्या. १९ आपल्या स्रिया काहून लावूं असें वचन 
त्यांनी हातावर हात मारून दिलें; ते. दोषी 
असल्यामुळे त्यांनी आपआपल्या  दोषाकरितां 
आपल्य़ा  कळपांतला एकएक मेंढा अर्पिला. 
२० इम्मेराच्या 'वंशांतळे: हनानी व जबद्या; २१ आणि 
हारीमाच्या वंशांतळे मासेया,  एलीया, शमाया, 
२२ पडहूराच्या वंशांतळे 


कष०-९०५९२--महेम्या १५९ एज-महेम्या 

एल्मोबेनय,. मासेया, इ३्माएळ; नथनेळ, योजाबाद व | बंशांतेठे अल्विजर, इदझीया, मल्कीया, झमाया व 
छकासा; २९४३ -छेग्यांपैकी. मोजाबाद, शिमि, . कळाया | दिमोन, ३२ बन्यामीन, मल्दल व शमऱ्या; २३ हाशना- 
( क्क कलीटा), पथह्या, महुदाब्र अलिगेजर; २४ गायकां- | च्या वंदयांतळे मत्तनई, मत्तथा, जाबाद, अलीफलेट, 
पैकी एल्यासीब; -दारपालांपेकी झल्कम, तेळेम व करी; | यरेमडे, मनसे व क्षिमी; ३४ बानीच्या बंशांतठे 
२५ इखाएलांपैकी परोशाच्या वंझांतळे रम्या,- यि्थीया, | मादह, अग्राम, ऊएट,: ३५ बनाया, गेदया, कलही, 
मत्कीया, मिमामीन, एलाजार, मत्कीमा व बनाया; | २६ वन्या, मरेमोथ, एल्याश्ीब, ३७ मतन्या, मत्तमइ, 
२६ एलामाच्या. वंशांतळे मत्तन्या, बशर्‍या, कहीएक, | गासू , .२८ बानी, निन्नुह् व वमी, ३९ झलेम्या, 
अब्दी, यरेमोथ, व एलीया; २७ अत्तूच्या बंशांतळे । नाथान, 'अदाया, ४० मखनदबइ,  शासइ, झारइ, 
एल्योवेनय, एल्याशीब, मत्तन्या, गरेमोथ,. जावांद ब | ४१ अजरएल,. उोलेम्या, शमऱ्या, ४२ इल्दछम, 


. बनाया, 'मासेया, 
परत्तन्या, बसलेल, निन्नुईें व मनर्से; २१ हारीमाच्या ' 


अमऱ्या व योसेफ; ४३ नबोच्या वंशयांतळे. इेयेल, 
मिथ्या, जाबाद, जंबीना, इह्दो, योएठ व बनाया; 
४४ या सर्वांनी परदेज्ञीय बायका केल्या होत्या; 
-आणि त्यांच्यापैकी कित्येकांच्या पोटीं त्यांस मुळें 
झाली होतीं. 


नहेम्या 


न्न -*$७:&..&&>- 


लागलों आणि बरेच दिवसपर्यंत विलाप करीत 
म्री. उपास करून त्वर्गीच्या देवाची प्रार्थना केली 
कॉ ५ हे: स्वर्गीच्या देवा, परमेश्वरा, हे थोर 


भवावह देवा, तुझ्यावर प्रीति करणारे व तुझ्या आज्ञा 
पाळणारे यांच्यासंबंधानें त्‌. आपला करार पाळितोस व 
त्यांजवर करुणा करितोस: ६ तुझे सेत्रक इत्राएल 
'छोक त्यांच्यासाठी मी तुझा दास या समर्यी रात्रंदिवस 
प्राथना करीत आहें; ती क्रान देऊन ऐक व डोळे 
उघहृन पाहा; आम्हीं इस्लाएल लोकांनीं तुझ्याविरुद्ध 
पातके केली आहेत, तीं मी कबूल करितो; मीं व 
माझ्या बापाच्या घराण्याने पातक केलें आहे. ७ आम्हीं 
तुजसमोर अतिझयित दुर्वैतन केलें आहे आणि तूं 
आपल्य सेवक भोक्षे यास विहित केलेल्या आहय, नियम 
व॒ निर्णय आम्हीं पाळिळे नाहींत. ८ तू आपला 
सेवक मोझे यास जें सांगितलें. होतें त्याचें स्मरण कर; 
तें हें कीं तुम्ही पातक केल्यास मी तुम्हांस राष्ट्रांमध्ये 
विखरीन; ९ पण तुम्ही मजकडे वळलां व माझ्या 





वः त्यांस :तूं. आपल्या महासामध्यांनें 
वः इस्ताने : सोडविले आहे. ११ : हे. प्रभू, 
मीः क्ररितो. कॉ तू आपल्या ह्या सेक्काच्या 
श्रार्थनेकडे व जे. तुझे सेवक तुझ्या नामाचे भय बाळ- 


रं 


त्याजवर कृपाटष्टि होईल असें-:कर.. (ह्या -वेळीं मी 
राजाचा प्यालेबरदार होतों. ) .: 
१ अतेहशरत राजाच्या कारकीदीच्या. विसाव्या 
२ वर्षी नीसान महिन्यांत राजापुढें द्राक्षारस ठेविळेला 
होता तो मीं उचलून राजास दिला. यापूर्वी. मी 
कधींहि त्याजसमोर खिन्न दिसलों नव्हतों. २ राजा मला 
म्हणाला, तूं.आजारी नसून. तुझें तोंड कां उतरळें आहे £ 
तुझ्या मनाला कांहीं तरी खेद होत: असला पाहिजे; तेव्हां 


मी फार भ्यालों. ३ मी राजास म्हणालो, मंहाराज चिरायु 


होंबोत; माझ्या वाडवडिलांच्या कबरा जेथें आहेत तें 


नगर उजाड पडलें आहे,. त्याच्य़ा वेशी अमीनें जळून | 


गेल्या आहेत, तर माझें तोंड क्रां उतरांवयाचें नाहीं 
४. राजाने मला विचारिठें, तुझी . विनंति काय आहे 
तेव्हां मीं स्वर्गीच्या देवाची प्राथना करून ५ राजास 


म्हटलें, महाराजांची मर्जी असली आणि आपण आपल्या , 


दासावर प्रसन्न असलां तर यहूदा देशीं, माझ्या पूर्वेजांच्या 
कबरा . झसलेल्या नगरास मला पाठवा म्हणजे मी तें 
बांधीन. $ राजाजवळ राणी बसली -असतां. तो मला 
म्हणाला, तुझ्या प्रवासास किती दिवस लागतील व तू 
केव्हां परत येशील £ नंतर मला पाठबिण्याचें राजाच्या 
मर्जीस आहें व मीं मुदत ठरवून त्यास कळविली. ७ मगर 
मी राजास म्हणालो, महाराजांच्या .म्जीस. आल्यास मी 
यहूदा देशीं पोहचेपर्यंत महानदाच्या पश्चिमेकडील प्रदेझां 
तून जाऊं देण्याविषयी तेथल्या अधिपतींच्या. नांवावर 
मला पत्रे द्यावी; ८ आणि महाराजांच्या जंगलाचां अधिपति 





साठी. आणि मी जाऊन राहीन. त्या घरासोठीएस्कुर्े. 
सेवक । मस लकडे. द्यावी. माझ्या देवाचा . वरदहस्त: संजकेर 


'झेता म्हणून राजानें माशी मागणी माभ्य:कॅठी;. ९ अले. 
मीं महानदांच्या पश्चिमेकडील: प्रांताधिपतींकडे-- ओऊन 
त्यांस राजाची फ़मानें दिलीं: राजानें मजबरोधर सेना- 
नायक व : घोडेस्वार "पाठविले. होते. १० कोणी सनुष्य 


, | इस्चाएल वंशाचे कल्याण साध्य करण्यास आलां आहे 


हॅ. होरोनी सनबह्ृट आणि अग्मोनी तोबीया नांवाचा 
दास. या दोघांनी ऐकलें, तेव्हां त्यांस फार वाईट 
वाटलें. ११ मी मरक्ळेंमास :जोऊन पोहेबल्यावर . तेथें 
तीन* दिविस होतों.. १२ मीं. रात्रीचा उठून योडींशीं 
माणसें बरोबर घेतलीं; यरुशलेमासंबंधानें काय करावि 
याविषयी माझ्या देवाने माझ्या मनांत. घातलेला 
विचार मीं कोणा मनुष्यास सांगितला नाही, आणि 
माझ्या : बसावयाच्या. पाठाळाखेरीज . माझ्याबरोबर 
दुसरे कोणतेंहि जनलर नव्हते. १३ मीं रात्री खोरे 
वेशीनें ब्राहेर पहून अजगराच्या झऱयाकडे, व उकिरडा- 
वेश्ीकडे :जाऊन 'यरुकलेमाचे..जे तट. पडले होते आणि 
तिच्या : ज्या वेज्ञी अभीने जळेल्या होत्या त्यांची 
पाहणी केली. १४: वेग-मी तसाच पुढें कारंजेंवेशी- 
कडे च राजकुंडाकडे गेलों, पण माझ्या. पाठाळास पुढें 
जाण्यास जागा नव्हती... १५ तेव्हां मीं रात्रीं ओहोळा- 
च्या वाटेने वर चहूंन कोट लक्षपूर्वक पाहिला; मग 
मागें वळून खोरेवेशीर्ने परत आंत आलों. १६ मी 
कोठें. गेलो होतों व काय केलें होतें हे. सरदारांस ठाऊक 
नव्हते; मी. अद्यापि. यहूदी, याजक, .अमीरउमरांव, 
शात्ते. व वरकड कामकरी यांतल्या कोणासहि काहीं- 
एक सांगितलें नव्ह्ते. १७ मग मी त्यांस म्हणालो, 
आपण. केबढ्या वुर्दशेत आहों हें तुम्हांस. दिसतच आहे; 
यसुछलेम उजाड :झालेंः आहे; व : त्यांच्या वेशी अभीने. 
जळून गेल्या- आहेंत; तर चता, . आपण यसदालेमाचा 
कोट बांधू. म्दणजे-- यापुढे. आपली अप्रतिष्ठा व्हावयाची 


| नाही. १८ माझ्या देवीचा वरदहस्त मजवर आहे हे 


५१५ 


अर २:१५-३ेलर 





मीं: ऱर्‍यांस - सांगित्तळे,: व राजा - मली. कायढार्‍य बोळला 
सेंहि. त्यास: - सांगितलें: तेव्हा ते. म्हणाळे, कला. 
आपण: उठून; बांत्रण्याच्या:: कामास 


दास: आणि गेशेम अरबी; *श्ञांगी-:,भामची -- सिभेत्सना 
केली; *भाडदांस तुच्छ: ठेखून: ते ::रह्णाळे, : तुम्दी “हें 
काय: मांडिले - आहे. १ :सआाविददद बंड करितां 
काय़ ६.- २० मींः'त्यांस उत्तर -दिलें- की. त्वर्गीचा 


हिस्सा, इक्कपकिंचा यादगिरी- कांहींएक नाही 
$:सग शल्याक्षीब सुख्म याजक व॑ त्याचें बांधव 


शेः याजक्र हे..-उून--मेंढेवेस .बांधूं. लागलेक त्यांनी 


तिची प्रेतिष्टापनाः क्ररून तिर कवाडेहि लावली; 


इमेआ बुरुज्ञापर्यंत;हननेल. : बुरुजापर्यंत॑ः त्यांनी तिची 
प्रेतिष्टापना- केली. “२ ' त्याच्या शेजारीं." यरीद्ोच्या 


लोकांनीं, बोधकाम :केटें;: आणि त्मॉच्या रोजॉरी” जककूर 
बित इस्री . यानें ' बांधंकाभ-! केलें. ३ .- मंत्स्यवेस 
इस्सनाच्या 'पुभांनीं :..बॉघिली;:- त्यांनीं तिठा - तुळ्या 
शतल्या, तिळा ककोडें लाविर्ळि:- आणि कल्या वःःभड- 
सर लाविले. "४ त्यांच्या शेजारीं मरेमोथ निम उंरीया 


बिन :: दैक्कोक यानें “डागडुजी: केली. “त्याच्या शेजारीं 


मुदाळ मिले बेरेल्या “जिन. मदोजबेळ याने डागडुजी 


केली. त्याच्या शेजारीं सादोक :बिन बाना यानें ढाग- 


डेजी. केली; ५ त्याच्या शेजारीं: तको यांनीं ::डागडुजी 
केली; . पण. त्यांच्या. :महाजनांनीं. आपल्या. -भाजेंबर 
आपल्य़ा प्रभूच्या - कामांचे: जू. घेतलें नाहीं... ६ :जुन्या 
वेशीची ' डागडुजी यहोय़ादा :जिन पासेहा. व * मुळाम 
बिन . बसोदर्‍या यांनीं -करून तिला. तुळ्या घातल्या, 
तिल्ञ कवाडे लाविलीं आणि कड्या व अडसर लाविले. 
७. त्यांच्या शेजारी मलत्या यिबोनी ब यादोन. मेरोनोथी 


यांनीं आणि गिबोन व-मिस्पा येथील जे ठोक महा-. 


नदाच्या पश्चिमेकडील प्रांतांच्या. अधिपतीच्या: आसनाचे 
होते. त्यांनीं. - डागडुजी, केली. ८ त्यांच्या शेजारी 





.| सोनारांपैकी : उज्जिबेल निन हरह्या यानें डागडुजी केली. 


ह्याच्या शेजारीं* यांघ्यांपैकीं हनन्या यार्ने डागडुजी केली, . 
द: कोटापर्यंतः्यर्शालेमाची मजबुती ' केली. ९ त्याच्या 
'झेजारी :यरुदाठिम जिल्ह्याच्या 'अं्ध्याी भांगाचा अधि- 
'कारी -र्फांया. जिन: हूर. यांने :डागडुजी-केली. १० त्याच्या 
जेजारीं . यदाया विन इरूमॅफ- याने आपल्या घरा- 
समोरच्या तटाची . डागडुजी केली... .त्याच्या. शेजारीं 
हृततूश बिन हशाबन्या - यानें डागडुजी केलीं. 3१: मल्कीया 
बिन हारीन “आणि हरून बिनं.. पहथ-मबाब - यांनी 


,| दुसऱ्या एका भागाची. व. भटीवुरजाची. -डागडुजी 


केलीं. १२:त्याच्या हेजोरीं यरुशलेम जिल्ह्याच्या अध्य 


: :| भागाचा अधिकारी इशल्ळूम' बिन हलोहेश. ब्र त्याच्या 


कन्या यांनीं : डागडुजी केली. १३ खोस्वेशीची डाग- 
जी हानून 'व॑-जानोहेकरांनीं केली; त्यांनीं ती बांधून 
तिला“: कवाडे; *कढ्या व अडसर' लाविले, तसेंच 
उकिरडावेशीपर्येत. एक हजार हात कोट बांधिला, 
१४'' उर्किरडावेशीची डागडुजी बेथ-हकरेम जिल्ह्याचा 


१ अंधिक्रारी . मल्कीथा बिंन तेखाब यानें केली; त्याने 


ती “बांधून तिला कंवाडे,. कब्या व अडसर लांदिले. 
१५ झरावेशीची डागडुजी मिस्पा जिल्ह्याचा अधिकारी 
अशल्ळून बिन कोल-होजे  . यार्ने . केली;. तसेंच त्यानें 
ती- बांधून “तिला छप्पर केलें. व कवाडे, कब्या 
व: :अडसर लाविले; .. तसेंच. त्याने दावीदपुराहून 
उतरण्याच्या 'जिन्यापर्यंत राजाच्यो बागेजबळीळ शेलहं 
तळ्याचा कोट बांधिला. १६ त्याच्या रोजारीं बेथ-सूर 
जिल्ह्याच्या अध्यी भागचा अधिकारी नहेम्या बिन 
अजबूक यानें डागडुजी केली; ती त्यार्ने. 'दाविदाच्या 
थडम्यांसमोर, . तेथें केलेल्या तळ्यापर्यंत, वीरग्रह नामक 
ठिकाणार्पॅ्येत॑ केली. १७ त्याच्या डोजारीं ेब्यांपैकीं 
रहूम. बिन . आनी यानें डगडुजी केली. ' त्याच्या- 
जवळच कडला जिल्ह्याच्या अध्यी भागाचा अधिकांरी 
हदब्या. याने आपल्या जिल्ह्यातर्फे डागडुजी केली. 
३८. त्याच्या शेजारीं त्यांच्या भाऊबंदांपैकी कईला 
जिल्ह्याच्या दुसऱ्या अध्यो भागाचा. अधिकारी बवइ्‌ 
बिन . हेनांदाद यानें डागडुजी केली. १९ त्याच्या 


५१६ 


ग्रक्रेह लेक 





"वहेजोरीशादुसऱ्या/ . एका भागी. जेथें कोट वळता घेतो 
कः शखाणाराकडे जाण्याची चढण लागते तेथें मिस्पाचा 
-आप्रिकांसी एंजेर :निन येशवा डागडुजी . केली. 
२० त्याच्या शेजारी कोट वळसा घेतो तेथून झुख्य 


बोजड : एल्याशीब- याच्या घराच्या दारापर्गंत बाख्ख 
[बिरे जब्बई यार्ने. आस्येनें . दुसऱया एका-<भगानी' 
शगइजी:क्रेली.: :२१. त्याच्या शेजारीं .एल्याशषिबांच्या, 


धुराच्या दारापासून 'एल्याशिषाच्या:: घराल्या' शेवठा- 
पर्यंत मेरेमोथ बिन" उरीया- षिन:-हृक्कोसं . याने दुसऱ्या 
एका भागाची डागडुजी: केली: .३२... त्याच्या शेजारीं 
तळवटींत... राहणारे याजक. यांनीं... डागडुजी केली. 
३हे: त्यांच्या होजारीं -बन्यामीन 'व 'हरछाब यांनीं 


खपल्या ; घरासमोरच्या भागाची डागडुजी. केली. 


त्यांच्या शेजारीं . अजऱ्या बिन भासेया बिन अनन्या 


यानें. आपल्या घरानजीक डागडुजी केली. २४ त्याच्या; 


झेजारीं. अजऱयाच्या. घरापासून कोट वळसा घेतो तेथवर 
व... कोपर्‍्यापर्यंत निन्नुई:--बिनःः हेनादाद यानें दुसऱ्या 
एका. भागाची : डागडुजी केळी... २५ कोट वळसा घेतो 
त्यासमोर ... गारद्यांच्या 


'पूर्वेकडल्या पाणीवेशीसम्रोर ..व. पुढे . आलेल्या. बुरुजा: 
पर्यंत राहत होते. ) २७ प्रदायाच्या रोणारीं पुढें आलेल्या 
मोठ्या बुरुजासमोर* ओफेलच्या '..कोटापर्यंत 'तकोवा- 
करांनी डागडुजी केली. २८ घोडेवेज्ञीपासून याजकांनीं 
आपआपल्या घरापुढे डागडुजी * केली.: २७ . त्यांच्या 
-शेजारीं सादोक बिन. इम्मेर. याने आपल्या. घरापुढल्या 
भागाची डागडुजी : केली. : त्याच्या शेजारीं पूवेवेशीचा 
द्वारपाळढ' शमाया . बिन शस्तन्या. याने डागडुजी केली. 
३० त्याच्या शेजारीं. हनन्या बिन शल्ेम्या आणि 
सालफाचा सहावा पुत्र हानून यांनीं दुसऱ्या एका 
भागाची डाग्रडजी केली. त्याच्या शेजारीं मझुळाम 
बिन बरेख्या यानें आपल्या कोठडीपुढें डागडुजी केली. 
३१ - त्याच्या शेजारीं . सोनारांपैकी मल्कीया यानें 


असलेल्या उंच बुरुजाची डागडुजी; पलाळ: बिन उजई 
यानें केली. त्याच्या. शेजारीं पदा बिन परोश यानें. 
डागडुजी . केली. : २६ ( नथीम्रीम .हे ओफेलांत, 


न्हथीखीम द व्यापारी यांच्या - घरहीत <दव्तीफकद 
ब्रेक्षीसमोर ''कोपर्‍यावरच्या. कोठीपर्यंत डागडुजी: केकी. 
"डे कोपऱ्यावरच्या कोठीपासून. मेढेवेशीपर्यंत*- सोनहइ्संगीं 
(बर:ः्यापाऱ्यांनी डागडुजी केली. ः व 
१ --आम्ही कोट .बांधीतः होतों :ई . तहहााकीमे 
४ ऐकळे- तेव्हां : त्यास मोठा,.क्रोच 'भलऱ्कलो 
यहूदी .:लोकांचा. उपहास कह. खला. शर्ती . 
आपले. बांधव; व॒शोमरोनचे :जैन्य. “यांच्याशुभोर 
अहंणास्यर, हे वुर्बेल- यहूद्री::काय  करण्हर 1 ते; दठाक्ी . 
करणार काब ले: यह करणार्‌. . काय ८. ते: एकादेवसांत 
सवे.:काम :आटोप़कारे काय.£ आंच खालेळे. पाषाण 
मातीच्या. -ढिमारांतून : निवडून: घेऊन ते. पुनः कामास 
हाग्रण्याजोगे :क्ररितील- काय १ ३ त्याच्याजवळ अम्मोनी 
तोबीया होता. :तो :म्हणाळा, ते. जें बांध्रकाम करीत 
आहेत. -त्यावर एकादा. कोल्हा चढला तरी त्यांचा 
(कोट » श्वाहून . टाकील. ४; हे. आमच्या: देवा, :ऐक, 
आमचा *. पिक्कार.: होत. आहे; : ते निर्भर्त्सना करीत 
आहेत ती त्यांच्या * शिरीं: उलट. आण; बंदिवासाच्या 
देशी: त्यांची लूट:होऊं दे; . ५. त्यांच्या अंधरमोवर शाकण 
"चाळू उनको;. त्यांची धातरके. तुजघुढून पुसून जाके नयेत, 
कार्म त्यांनीं कोट आंघणाऱ्यांसमोर तुला संताप आणिला. 
आहेः . ६ ह्या प्रकारें ,झाम्दी.. सत्तांनी कोट आंधण्याचें 
काम-:-चाळविलें; तो “कोढ';.निम्मा 'तर्‍यार झाला; :कारण 
७ : यरदोलेमाचा “कोर बांधश्याचें. कामे सपाठ्यानें 
चाललें; आहे, -त्यांतलीं. खिंडारे. बुज ढागलीं आहेत 
असें .संभेबहूट, तोबीया, अरबी,. अम्मोनी व .भश्दोदी 
यांनी ऐकले. तेव्हां त्यांस मनस्वी. कोघ आला; ८. त्या 
- सर्वानी असा एकोपा केला कीं आपण जाऊन यरुदालेमा- 
बरोबर: ट्द्॑॑ व तेथें धांदल उडवून देऊ; ९ पण आम्ही 
आपल्या देवाची- प्रार्थया केली आणि त्यांच्या भीतीने 
त्यांच्यावर अहोरात्र पाळत ठेविली. १० यहूदी लोक 
म्हणूं लागळे कीं भारवाहकांची शक्ति क्षीण झाली आहे, व 
अजून खच फार पडला आहे, तेव्हां आमच्यानें हा 
कोट बांघवणार नाहीं. ११ आमचे दगु म्हणाले, आम्ही 


५१9७ 


अळचे१-४६. . | :.. .: 

त्यांच्यामध्यें किशूभ त्यांस . माखून टाकू व त्यारये कॉम 
अंद पाडोपर्यंत त्यांना कांहीं कळावयाचें नाहीं कींः किसो-. 
वयॉर्थचे नाही. १२ मग जे यहुदी त्यांच्याजवळ राहत. 
होते ते चोहॉंकहून आमच्यांकडे देदादां येऊन म्हगाळे 





ग्रत्येक मनुष्यानें आपल्मा दासासह यरुदाळेमाच्या 
आंतच ' रात्रीचे निऱहाडास राहावें म्हणजे ते. रात्री 
आमची रखवाली करितील आणि दिवसां कामः करिती, 








“२२ मी आपले कपडे उतरीत बसे; तसेच माझे भाऊ- 


बंद, माझे चाकर. आणि माझ्याभांगून चालणारे गारंदी 
क्रोणीहि आपले कपडे उतरीत 'नसंत; ते सवे आप: 
आपलीं श्रे हाती घेऊन पाण्याला जा.  .  : 

5“... ..१ तेव्हां .लोकांनीं व त्यांच्या स्रियांनी आपल्या 
९.१ बही भाऊबंदांविरद्धु मोठी ओरड केली. 
-। २. कित्येक म्हणू लागले. की: आम्ही 'आमचे पुंत्रे व 


:| कन्या मिळून* बहुत जर्ण- आहों, म्हणून - आमचें पोट 


भरण्यास : पुरे“ इतके अन्न आम्हांस. खावयांस मिळालें 
पोहिजे. ३ कित्येक म्हणं लागले कीं अन्न मिळावें म्हणून 
महागाईमुळे आम्ही आमची. शेते, द्राक्षांचे मळे 
व घरें गह्षण ठेविली आहेत. ४ कुसरे कित्येक 
म्हणू लागले की राजाचा कर भरण्यासाठी आमच्या 
शेतांवर व द्राक्षांच्या मळ्यांवर आम्हीं पैसा काढिला 
'आहे.. ५ वस्तुतः पाहतां आमची शरीरे आमच्या 
भाऊबंदांच्या शरीरांसारखींच आहेत व आमचीं मुलें- 
बाळें त्यांच्या मुलांबाळांसारखींच आहेत. पाहा, आम्हीं 
आपले पुत्र व कन्या ह्यांना दास्य करण्यासाठीं गुलाम- 
गिरींत॑ ठेक्ळिं आहे; आमच्या कांहीं कन्या दासी. होऊन 


।। राहिल्या आहेत; - त्यांस: सोडबिण्याची आमच्यांत' कांहीं 


ताकद राहिली नाही; कारण आमचीं शेतें व द्राक्षांचे 
मळे दुसऱ्यांच्या हातीं गेळे आहेत. ६ हीं त्यांचीं भाषणें 
व.ओरड. ऐंकून मला क्रोधे आला.' ७ मग मी आपल्या 
मनांत विचार करून सरदार व शास्तें यांशी वाद करून 


।| म्हणालो. कॉ. तुम्ही आपल्या बांधंबांकहून वाढीदिढी 
| घेतां.< मग-- मीं त्यांच्याविरुद्ध एक मोठी सभा. भरविली. 
ऐकू. ८ मीं त्यांस म्हटलं कीं जे आपले यहूदी भाऊबंद पर- 


राष्ट्रास विकले गेले होते. त्यांची आम्ही शक्त्यचुसांर 
सेडिवणूक केळी; 'पण तुम्ही : आपल्या . भाऊंबंदांची 
बिक्री चालविली - आहे. काय ?- त्यांना: तुही आग्हांस 
बिकणार.. काय £ हें ऐकून ते स्तब्ध राहिले; त्यांनीं 
चकार शब्देहि काढिला नाहीं. ९ मी आणखी म्हणालो, 
तुम्ही जें करीत आहां तें ठीक नव्हे; आपले शत्रु जे 
विदेशी. ढोक त्यांच्यामध्ये आपली अपकीर्ति होत आहे, 
म्हणून - तुम्हीं: आपल्या देवाचें भय धरून चाळ. नये 


णवैट 


नहेम्या 


- ०.९४ ९-६३१७ 





: 'काय£ १० तेसेंच मी, माझे बांधव व माझे सेवक असे 
आम्ही त्यांस. पैसा व धान्य वाढीदिढीनें देतो; आपण 
हा याढीदिढीचा व्यवहार सोडिला पाहिजे. ११ तर 
आजच्या आज कसेंहि करून त्यांचीं शेते, त्यांचे 
द्राक्ष्ंचे मळे, त्यांची जैतूनवने, त्यांची धरेंदारें त्यांस 
परत द्या; तसेंच पैसे, अन्न, नवा द्राक्षारस व तेल 
-यांचा जो शतांश तुम्हीं त्यांच्यायासून काढीत असतां 
तो तुम्ही त्यांस परत द्या. १२ तेव्हां ते. म्हणाले. 
आम्ही त्यांस तीं परत देतों; आम्ही त्यांच्यापासून 
"कांहीं मागणार नाहीं; तूं.. म्हणतोस त्याप्रमाणें आम्ही 
करिते. अग्र मीं याजकांस बोलावून आणून, आम्ही 
र्‍याश्रमाणें करू, अक्ती शपथ त्यांच्याकडून घेवविली. 
१३ यावर मी. आपला पदर झटकून म्हणालो, जो 
कोणी या वचनाप्रमाणे करावयाचा नाहीं त्यास परमेश्वर 
त्याच्या घरांतून व त्याच्या उद्योगावर्न झटकून 
टाकीड; याप्रमाणें तो झटकला जाऊन खंक होईल. 
तेव्ह्यं सवे मंडळीने म्हटले, आमेन, व त्यांनीं परमे. 
श्वराचें स्तवच केलें. लोकांनीं या आपल्या वचनाप्रमाणे 
केलें. १४ यहूदा देशांत मला. त्यांचा अधिपति नेसिलें 
तेव्हांपासून म्हणजे अतेहशरत राजाच्या कारकीर्दीच्या 
विसाव्या वर्षांपासून बत्तिसाव्या वषोपर्यैत आरा वर्षे 
मों व. माझे भाऊबंद यांनीं माझ्या अधिपतित्वाच्या 
वेतनाचे अरश्न खाळें नाहीं. १५ माझ्या पूर्वीचे अधिपति 
प्रजेवर बोजा लादीत व त्यांच्यापासून भाकरी, द्राक्षारस 
घेऊन आणखी चाळीस शेकेल चांदी घेत असत. त्यांचे 
सेवक देखीळ लोकांवर अधिकार ग्राजवीत; पण मो 
स्तसें केलें नाहीं, कारण मला देवाचें भय होतें. 
१६ अय मीं कोटाचें काम नेटाने चालविले; आमच्या 
लोकांनीं कांहीं जमीन विकत घेतली नाहीं; माझे सवे 
सेवक कामासाठी तेथें एकवट झाले होते. १७ दीडशे 


'अहठूदढी व शास्ते, आणि आमच्या भोवतालच्या. 


राष्ट्रांत जे लोक आम्हांकडे ठर तेहि माझ्या पंक्तीला 
१८ दररोज एक बैल व सहा चांगलीं 
मेंढरे शिजवीत आणि माझ्यासाठी पाखरे तयार 


त 


हरीत, आणि दर दह्या दिवसांनीं सवे जातींचा द्राक्षा- !. 


-रसहि मेजावर येत असे; तरी मी अधिपतीच्या 
"वेतनाचें अन्न सेविळें नाहीं, कारण लोकांवर कामांचा 
बोजा फार मोठा होता. १९ हे माझ्या. देवा, जें काही 


मीं या देदाच्या लोकांसाठी केळे त्याचें - तू: त्वरण 


:करून माझें बरें कर. 


१ मीं कोट बांधण्याचे संपविळें आणि कोटाला 

द कोठें तटकूट राह दिली नाही, वेशीचे दरवाजे मात्र 
अद्यापि लाविळे. नव्हते; हे सनषहट, तोबीया. 
ग्रेशेम अरबी व आमचे वरकढ शत्न यांनी ऐके 


.२ तेव्हां सनबलूट व गेझ्षेम यांनीं मला सांगून पाठविळे 


कीं चल, आपण ओनोच्या मैदानांतील एकाद्या खेल्यांत 
एकमेकांस भेटू; पण मला कांहीं तरी दगा करण्याचा 
त्यांचा मनसोबा होता. ३ हें पाहून मीं जासूद पाठवून 
त्यांस कळविलें कीं मी मोठ्या कामांत. गुंतलो आहें; 
मला. येण्याला सवड नाहीं; मी काम. सोडून तुर्द्यांकडे 
काँ यावें, काम कां. बंद पाडावे १. ४. त्यांनीं. चार 
वेळां माझ्याकडे हाच. : निरोप पाठविला आणि मीहि 
त्यांस असेंच उत्तर दिलें. ५ पांचव्या वेळीं सनबहटानें 
आपल्या चाकरास. हातीं खुली चिठी देऊन मजकडे 
पाठविलें; ६ त्या चिठींत. असें लिहिलें होतें कीं 
निरनिराळ्या राष्ट्रांत अज्ची. बातमी उठली आहे. आणि 
गेशेमहि असेंच म्हणत आहे.. कीं तुझा व यहूदी 
लोकांचा बंड . करण्याचा विचार आहे म्हणून तू हा 
कोट बांधीत आहेस; या अफवेवरून असें दिसतें कीं 
तूं त्यांचा राजा होऊं पाहत आहेस. ७ तू यहुदा 
देशांत राजा आहेस असें स्वतांविषयीं यरुदालेर्मात 
जाहीर करावें म्हणून तूं संदेष्टेहि नेमिळे आहेत; हें 
वतमान राजाच्या कानी जाणार. ह्याकरिता आतां 
आपण एकत्र जमून वाटाघाट करूं. ८ मीं त्यास सांगून 
पाठविलें कीं तूं म्हणतोस तसा प्रकार कांहीं घडलेला 


मारही; ही तुझ्य़ा मंनची कल्पना आहे. ९ आमचे हात 


दुर्बळ होऊन आमचें काम बंद फ्डावें म्हणून हे संव 
लोक आम्हांस भेवढावयासं पाहत होते. हे देवा. 
माझा हात दढ कर... 

१० सग मी शमाया बिन दूलाया बित महेतबेळ 


५१९ 


अ० ६५१०-७१-८८ 


नहेम्या 





याच्या घरी आलों; तो. दार लावून घेऊन आंत 


१ क्कोट बांधण्याचे काम संपल्यावर मीं 


बसला. होता; त्यानें म्हटले, चल, आपण देवाच्या | (७ त्यास दरवाजे लाविळे आणि द्वारपाल, गायक 


मदिरांतील << आंतल्या गाभाऱ्यांत.. जमून मंदिराची 
द्वारे. बंद. करून घेऊं; कारण ते लोक तुझा धात 
करण्यास येणार; ते . रात्रीचे तुझा घात करण्यास 
येणार. ११ मी. म्हणालो; . माझ्यासारख्या मनुष्यानें पळून 
जावें काय १ मंदिरांत जाऊन आपला जीव वांचवावा 
असा माझ्यासारखा कोण आहे १ मी मंदिरांत जाणारच 
नाही. १२. विचार करिता मला असें दिसून आलें 
कीं देवाने त्यास पाठविलें नाही; तरी ही भविष्यवाणी 
त्यानें माझ्याविरुंद सांगितली; तोबीया व सनबळट यांनीं 
त्यासं मोळ देऊन ठेविलें होतें. १३ मीं घाबरावें व 
असलें काम करून पापी ठरावे, आणि माझी *अपकीर्ति 
फसरण्यास' त्याला कांहीं निमित्त सांपडावें म्हणून त्यास 
त्यांनीं मोळ देऊन ठेविलें होतें. १४ हे माझ्या देवा, 
तोबीया!, * सनबलूर,  नोवद्या संदेष्टी आणि वरकड 
संदेटे मला धाबरवूं पाहत होते; त्या सर्वांची ही कृति 
ध्यानांत ठे... 

१५ अलूल महिन्यांच्या पंचविसाव्या दिवशीं म्हणजे 
बावभ्न दिवसांच्या आंत कोट बांधून झाला. १६ आमच्या 
संव शतूंनीं हें ऐकले तेव्हां आमच्या सभोवताली 
राहणाऱ्या विदेशी लोकांना भीति व लाज वाटली, 
कारण हें. काम आमच्या देवाकहून घडलें असें 


र १८ तो 
शखन्या. बिन आरह.. याचा जांवडे होता, आणि 
त्याचा पुत्र योहानान यानें बरेल्याचा पुत्र मझुळाम 
याच्या कन्येशी लम केळे होतें, म्हणून यहूदांतल्या 
पुष्कळ लोकांनीं त्याच्या पक्षाने राहण्याची आणभाक 
केली होती. १९ ते माझ्यासमोर त्याच्या सत्कृत्याची 


५२९७० 


आणि लेवी यांची नेमणूक केली, २ तेव्हां मीं 
आपला भाऊ हनानी व गढीचा अधिपति हनन्या 
यांस यरळलेमाचे अधिकारी नेमिले; हा हनन्या 


इमानी असून इतर पुष्कळ लोकांहून देवाचें भय 


विशेष बाळगीत असे. ३ मीं त्यांस सांगितलें, उन्हाचा 
ताप होईपर्यंत यरुशलेमाच्या वेशी उघडू नयेत, 


'होक. काम करीत असतां वेशींचे दरवाजे लावून 


त्यांस. अडसर घालावे, यरुद्वालेमकरांचे पहारे नेमावे 
आणि प्रत्येकाने आपआपल्या . घरासमोर पहारा 
करावा. ४ नगर विस्तीर्ण व मोठें होते, पण त्यांत 
लोक थोडे असून अद्यापि घरें बांधिली नव्हतीं. 

सरदार, शास्ते व इतर लोक जमा करून त्यांची 
वंशावळीप्रमाणें गणती करावी असें. भाझ्या देवाने 
भाझ्या मनांत घातलें. जे प्रथम यरुदालेमांत आलें 
होते त्यांच्या वंशावळीची वही मला सांबडली व 
त्यांत हें लिहिलेलें सांपडे : ६ बाबेलच्या नबुखद्रेस्सर 
राजानें जे लोक धरून नेले होते त्यांतले त्या 
मुलखांत राहत होते ते लोक बंधमुक्त. होऊन 
यरुशलेमास व यहूदांतील आपआपल्या नगरांत. परत 
गेळे ते हेः ७ येशवा, नहेम्या, अजर्‍या, राम्या, 
नहमानी, मर्देखयं, बिलशान, मिस्पेरेथ, बिग्वाइ, नहूम 
व बांना जे जरून्बाबेलाबरोबर आले ते हेच. इखाएल 
लोकांतल्या मनुष्यांची संख्या ही. होती : < परोशाच 
वंशज दोन हजार एकशे बहात्तर, ९ शषाव्याचे 
वंशज. तीनी बहात्तर, १० आरहाचे वंशज सहार्छे 
बावन्न, ११ येशवा व यवाब यांच्या कुळातील 
पहथमवाधाचे वंदाज दोन हजार आठी. अठरा, 
१२ एलामाचे. वंशज एक हजार. दोनदों चौपन्न, 
१३ .जत्तूचे वंशज आठशे पंचेचाळीस, १४ जक्काईचे वंशज 
सातशे साठ, १५ बिन्नुहेचे वंशज. सहादें अद्र्चाळीस,, 
१६ बेबाईेचे वंशज सहारे अठ्ठावीस, १७ अजगदाचे 
बेशज दोन हजार तीनशे बावीस, १८ अदोनी- 


अ० ७७१८-३० 





कामाचे वंशज सहारे सदुसष्ट, १९ बिस्वाहेचे वंशज 
दोन. इजार सदुसष्ट, २० आदीनाचे वंदज सहाशे 
पंचावन्न, २१ हिज्कीयाच्या आटेराचे वंशज अग्याण्णव, 
२२ हाझुमाचे वंशज तीनशे अठ्ठावीस, २३ बेसाईचे 
वंशज तीने चोवीस, २४ हारिफाचे वंशज एकशे 
बारा, २५ गिबोनाचे वंशज. पंचाण्णव, २६ जेथ- 
२७ अनाथोथाचीं मनुष्ये एकशे अठ्ठावीस, २८ बेथ- 
अजमावेथाचीं मनुष्ये बेचाळीस, २९ कियोथ-यारीम, 
कफीरा व बैरोथ येथील मनुष्ये सातशे त्रेचाळीस, 
३० रामा व॒गेबा येथील मनुष्ये सहाशे एकवीस, 
३१ मिखमासाचीं मनुष्ये एकदं बावीस, ३२ बेथेल 
व आय. येथील मनुष्ये एकशे तेवीस, ३३ दुसऱ्या 
नबोचीं मनुष्ये बावन्न, ३४ दुसऱ्या एलामाचे वंशज 
एक हजार दोनशें चौपन्न, २५ हारिमाचे वंशज 
तीनशे वीस, . ३६. यरीहोचे वंशज तीनशे पंचेचाळीस, 
३७ लोद, हादीद व ओनो यांचे वंशज सातशे 
एकवीस, ३८ सनावाचे वंशज तीन . हजार नऊशे 
तीस. ३९ याजक: य॒द्याच्या कुळांतील येशवाच्या 
घराण्यांतठे. नऊशे त्र्याहत्तर, ४० इम्मेराचे वंदाज 
एक हजार बावन्न, ४१ पदाहूराचे वंशज एक हजार 
दोनशे सत्तेचाळीस, ४२ हारिमाचे वंशज एक 


हजार सतरा. ४३ . लेवी:  येद्ववाचे वेज 
कदमीएलाचे  होदवाच्या वंशजांतळे  चौर्‍्या- 
हत्तर, ४४ गाणारे: आसाफाचे. वंदज एकशे 


अद्रेचाळीस. ४५ द्वारपाल झाहूमाचे वंशज, अटेराचे 
वंशज, तल्मोनाचे वंशज, अकूबाचे वंशज, हतीताचे 
वंशज, शोबाचे वंशज, एकर्शॉ॑ अडतीस. 
४६ नथीनीमः सिहाचे वंशज, : हद्यफाचे वंशज, 
तबायोयात्धे वंशज, ४७ केरोसाचे वंशज, सीयाचे 
बंदाज, पादोनाचे वंशज, ४८ लबोनाचे वंशज 
हगाबाचे वंशज, सत्माहचे: . वंशज, ४९ हानानाचे 


वंशज, गिदेळाचे वंदाज, 'गहाराचें वंशज, '५० रायाचे" 
रसीनाचे बंड, “ नकोदाचे | 


चंशज, 


' बेचाळीस हजार तीनशे साठ भरले; 





५१ ग््लामाचे वंशज, उद्याचे वंशज, पासेहाचे 
वंशज, ५२ बेसईचे वंदाज, मऊनीमाचे वंशज, 
नफूडेसीमाचे वंशज, ५३ बकबूकाचे वंशज, हकूफाचे 
वंशज, हहूराचे वंशज, ५३४ बसलींथाचे वंशज, 


. महीदाचे वंशज, हीचे वंशज, ५५ ब्कौसाचे वेशज, 


सीसराचे वंशज, तामहाचे वंदज, ५६ नसीहाचे 
वंशज, हतीफाचे वंशज. ५७ शलमोनाच्या चाकरांचे 
वंशज : सोताहेचे वंशज, सोफेरेथाचे वंशज, परीदाचे 
वंशज, ५८ यालाचे वंशज, दर्कोनाचे वंशज, 
गिद्देलाचे वंशज, ५९ शफाट्याचे वंशज, हत्तीलाचे 
वंशज, सबाइमाच्या पोखरेथाचे वंशज, आमोनाचे' 
वंशज, ६० सवे नथीनीम व शलमोनाच्या चाकरांचे 
वंशज मिळून तीनर्शे ब्याण्णव होते. ६१ तेल-मेलह, 
तेल-हर्षा, करून, अद्दोन व इम्मेर एथून जे वर आले 
ते हेच; पण ते इश्लाएलांपैक्री होते कीं नव्हते 
याविषयीं त्यांना आपआपले पितूकुळ व. आपॅ- 
आपली वंशावळी दाखवितां आली नाहीं: ६२ दलायाचे 
वंशज, तोबीयाचे वंशज, नकोदाचे वंदज सहाशे 
बेचाळीस. ६३. याजकांपैकी : हबायाचे वंदाज, हक्कोसाचे 
वँशज व बार्जेद्ययाचे वंशज; या बार्जेल्लयानें गिलादी 
बार्जद्यय याच्या कन्यांपक्री एकीशीं लम केळे, आणि 
त्याचें नांव घेतें. ६४ यांनीं आपे वंशावळीचें पत्र 
इतर वेशावळ्यांच्या पत्रांत धुहून पाहिले, पण तें सांपडलें 
नाहीं . म्हणून ते अशुद्ध ठरून त्यांस याजकपदाच्या 
यादींतून काढून टाकिले. ६५ तिशौीथा ( प्रांताधिपति ) 
यानें त्यांस सांगितलें कीं उरीम व थुम्मीम धारण करणारा 
यांजक उभा राहीपर्यंत तुम्ही कोणी परम पवित्र वस्तु 
खाऊं नयेत. ६६ साऱ्या मंडळींतले लोक मिळून 
६७ त्यांखेरीज 
त्यांच्या सात हजार तीनशे सदतीस दासदासी व 
दोनशें. पंचेचाळीस : गाणारे - व गाणारणीं _ होत्या. 


"६८ त्यांचे 'घोदे- सातही छंतीस, खेचरे: दोनशें पंचे- 


चाळीस, ६९ उंट" चोरे पस्तीस व गाढवे सहा हजार 
साती वीस ए्व्ढीं होतीं ४७० पितृकुळांच्या प्रमुखां- 


२१ 


, वक्षे. एवढी खजिन्यांत पावती 


अ० ७४७०-८४१५ 


पैकी. कांदींनी र्‍या कार्यास मदत केली. तिशोथाने एक 
हजार . दोरिक : सोनें, पन्नास  कटोरे व पांचशे 


७१ . पितूकुळांतीलठ आणखी. _. कांहीं पुरुषांनी 
कामाच्या. खजिन्यांत वीस हजार दारिक सोर्ने आणि 
दोन. हजार दोनशे मोने रुपें पावर्ते केळे. ७२ वरकढ 


७३ या प्रकारे याजक, ळेवी, द्वारपाल, ग्रायक व 
इतर कांहीं लोक, नथीनीम व सवे इद्लाएल . आप- 
- आपल्या नगरांत राहूं लागले. 

__ सातवा महिना आला तेव्हां सव॑ इस्राएल आप- 


आपल्या नगरांत होते. १ मंग ठे सव लोक | र 


एंकचित्त होऊन 'पाणीवेशीजवळच्या चौकांत एंकत्न 
व एज्ञा शक्ती यास. म्हणाले, 'परमेश्वराने 
विहित केलेला नियमशासख्राचा मोझे- 


र्य 


३, 
.; 





६ मग एजञानें ..देवाधिदेव परमेश्वर गाया. धन्यवाद 
केल, व .सवे लोकांनीं आपळे हात. वर: करून आमेन ! 
आमेन !. असें म्हटळें आणि- आपली. डोकी रववून 


१-एजा. २:६९ टीप पाहा... 


तीस 
केलीं. ।. 


६411. 





१० तेव्हां त्यानें त्यांस सांगितळें, जा, 
सेवन करा; गोडगोड पेयें प्या व ज्यांच्या घरीं 
कांही तयार नसेळ त्यांस वाढून पाठवा. 


राहा, कारण आजचा दिवस पवित्र आहे, दुःख करू 
नका, असें म्हणून लेव्यांनीं लोकांस शांत केलें 

१२ नंतर सवे लोक खाणेपिणे करण्यास, एकमेकांस 
ताटे वाहून पाठविण्यास व मोठा उत्सव करण्यास 
निघून गेळे, कारण जीं वचनें त्यांस वाचून दाखविली 
होतीं तीं त्यांस समजली होतीं. 

१३ दुसऱ्या दिवशींहि सवे लोकांच्या पितूकुळां- 


त्यांनीं लोकांना जाहीर करावे. व कळवावे की पहाडावर 
जाऊन जेतून, रानजैतून, मेंदी, खजुरी आणि दाट 
पाळवीचे शृक्ष यांच्या डाहळ्या. आणून शाखांत लिहिलें 


५२२ 


| न्हेम्या __ अद ट्रपपद$७ 
आहे त्याप्रमाणे मांडव करावे. १६ मग छोकांनीं बाहेर हे परमेश्वरा, दैच देव: आहेल; तू-अ्गांधाख-निवहन: 
जाऊन ढाहळ्या आणिल्या आणि आपआपल्या: घरांच्याः। घेळन खास्द्यांच्या ऊर ग्रांवांतून बाहेर. आणिळें व त्यास. 
'चान्वांवर, . त्यांच्या अंगणांत, देवाच्या मंदिराच्या: अंग-.| अब्राहाम हें नांव ठेविलें; ८ आणि- त्याझें: गेताकरण 









सुटून परत : आले होते. त्यांचा अवंघा मेळा मांडव | 
'चाढन” त्यांत: .राहिला; न्यबडीक नुनाचा 'पुत्र . येवा याच्या 


ंशांतीळ लोक विदेऱ्यांपासून निराळे झाळे, आणि उमे 


शाखत्राचा त्रंथ वाचीत राहिळे, व. आणखी एक त्यांशीं बोऊलास. आणि त्यांस योग्य निर्णय, 
आपली पातके कबूल करीत आणि आपला देव खरे कायदे, चांगळे निगम ब आहा लावून दिल्या; 
आर याची उपासना .करीत राहिळे.. ४ मग येक्यवा, १४ तू त्यांस आपल्या पवित्र शब्बायाचा परिचय 
आनी, कदमीएल, शबन्या, शुभी, . शेरेन्या बानी व । करून दिला, आणि तुझा सेवक मोझे याच्या हस्ते 
कनानी यांनी ळेव्यांच्या जिन्यांवर उभे राहून उच्च | तूं त्यांस आहा, नियम.व धर्मशास्त्र हीं बिहित केली; 
स्वराने आपला देव परमेश्वर याचा धावा केला. ५ मग | १५ आणि त्यांची झुधा भागविण्यासाठी तू॑ आकाशांतून 


येश्ववा, कदमीएल, बानी, हृशबन्या, झेरेब्या, होदीया, 
झबन्या व पयह्या हे लेवी म्हणाळे, उभे राहा, आणि 


भ० :९५१७->३- 


नहेम्या 





त्यांनी आपली मान ताठ कलूनेः एवढें बंड केलें कं 
आपल्या दल्यस्यितींतत परत जाण्यासाठी त्यांनी. एक 
नायक? नेमिळा, -पर्णे' तूं क्षमासीठ, कृपाळू, दयांसय. 
संदक्रोषः व अतिकरणासय देव आहेस; तूं त्यांचा 
- त्याग. केलाः-नाहीं, १८ त्यांनीं. ओतींव वासरू केळें व 
ज्या.. देवाने”तुला .-भिसर देशांतून सोडवून आणिलें व 
_ मुला संताप---आणणोरी -कार्मे : केली ५ तोच“ हा असें 
म्हटलें. १९- तथापि' कु. अति“ दयाळू असल्याकारणानें 
त्यांस द. रानांत :सोहून : दिळें जाही;. दिवसा. :स्यांचा 
:_ मार्गद्रोक-  मेथल्तंभ. ..त्यार्जवरून;*:ढळळा>- नाहीं, :आणि 








स्तंमहे;:दळला- नाही 2९० त्यात्रकाणे ,शिदीण 3. प्राप्त 


व्हान हडेणूळे तू:स्यॉस प्षापल>सेध्यत्मा' दिला; त्यंत्र्या | 
तोंडिचा-मान्ना,-त- काढन घेतात. ताही; आणि. त्यांची: 
"तृषा: इमंत;, करण्यासाठी:,तूं. त्रांस- पाची. ' देवत-ब्राहिलार्स, :: 


२१. चाळीस वर्षे. जंगलांत. तूं: त्यांचे: असें -पारनपोषभ 
केळे: दौ त्यांस 'कशाचीहि. वाथ' पडली नाहीं; त्यांची 
वत्रें - जीणे - झाली. नाहींत; 


बहुगुणित केळे 'भाणि ज्या देशांत जऊंन तुम्ही त्याचे | डा 


दते स्या. देशी त. त्यांस नेऊन पोचविले, २४ त्या 


कग 


त्यांनी आज्ञामंग करून तुजविरुद्ध बंड 
धर्मशास्र- त्यांनीं पाठीमागे फेकून दिले; 
पुनः वळावे असें ज्या सुझ्या संदेष्टयांनीं 
सांगितलें त्यांस त्यांनीं जिवे. मारिळें आणि 
: २७ त्यामुळें. तं. त्यांस त्यांच्या 
दिंें; त्यांनीं त्यांस संकटांत घातलें 
विपत्काळीं: त्यांनी तुझा धावा केला; तोः 
स्वर्गातून” ऐकला: व तुझ्याः*दयेच्या बहुत - कृत्यास 


कृत्यांस अनुसर्€रन 
, शेर त्यांस पुन: 


नियेमशाक्याप्रत* आणावे : म्हणून तू. त्यांस _ बजावून 
आलठी' | सोंगितळें तरी त्यांनी: उन्मत्त होऊन तुझ्या. आज्ञोचा 
' हकमान - केलां आणि जे निर्णय पाळिल्याने मनुष्य 
४5). जीर्षेतं राहेतो. ति न जुमानितां त्यांनीं पाप केलें; त्यांनी 
बॉशानोचा । आपला. खांदा, जुवाखाळन काढून घेतला; मान ताठ. 
केळे* व” ते ऐकतनासे झाले. ३० 


ं. पुंकळ वषे 


आतां हे आमच्या देवा. हे थीर, परीक्रसी व भयावह 
देवा, आपला करार व॑ दया कायम राखणाऱ्या देवा 
अव्युरी ' राआंच्या काळापा्टून आजपर्यंत अ्रडांस 


खोद- | आमच्या. राजांस, आमिंच्या आधिपतींस, आमच्या 


याजकास॑, आमेच्या संदेष्ट्यांस, आमच्या वाडवडिलांस 
आणि तुह्या सर्व लोकांस जे कष्ट झाले आहेत ते क्षुव्वक 


इ | डेल नको. ३३ आम्हावर जें कांहीं गदरळें आहे त्यांच्या 


थर्ड 


-बहेम्या अ ०४३३. 





_ (तू त्वायशील आहेस; तू. आमच्याश्षी सत्तेने । क्रम, हेजीर; २१ मशेजनेल;< सादोक, - अंहूषा, 
आगलास- परश. आम्हीं दुशाई केळी. आहे. ३४ आमचे: २० पट्या, हानान, अनया; :३३ - होशेमा, 4हनेन्मा, 
आजे, अधिपति; याजक. आण्रि वाडवडील -यांनी.: तुझें! इेळून, : २४. हल्ोहेश, पिल्हा, शोबेक,.. :२५-रहूम; 
निय़मशाक्र-पाळिळें, नाही; आणि आपल्या ज्या. आद्ञांच्या | झरबना, मासेया, : २६ अहीया, हानारु- :आमामे,,. 
व:-िबत्रांच्या योनें!> तु. त्यांस. बजाविळें त्यांकडे त्यांनीं: ४२% मढुख, हारिम. ग्र. बाना. २८ अवोब्रि्ठ--ऱलोकरनो. 
"यक्ष. दिक “नाहीं. ..३ ५ त्यांनी -झापल्या राज्यांत : तुझी | अहणजे याजक, लेडी; द्वारपाल, गायक-त:नथीनीय बानी 
सेत्रा.- केळी. “नाहीं; तूं. त्यांचें... मोठें: कल्याण. केळे, | आणि - देवाचें. -धर्मेशात्र - पाळावयास :"-वेझोकेशीेयी : 
आणि ':तु: त्यांस विल्तृत व: सुपीक :अूमि.;दिली तरीहि लोकांतून जे" वेगळे झाले. होते. त्य़ा सर्वानी घ्यांसं:अईर 
वुझी;सेत्रा त्यांनीं केळी- नाही,आणि म्रापल्य़ा दुष्कमोपासून व: समजत होती. अशा. आपल्या लिया; पुत्र वस्केन्या : 
त्रे,पराक्त: झाले. नाहींत.:: २६ »पाहा, .आज आम्ही | यांसह: २९. अपले :साउलंद<व. बहाजन !यांच्यत्ती 
दा... बनलो : आहों;::आमच्यो. पूर्वजांची; उत्तम :उत्पून | :ऐकचित्तः होकन ऑओणभाक केली'-कहे जे. तिर्वमंशीका 
उपभोसाचें.. उहश्ून: जो : द्वेश: त्यांस-दिल्त. त्यांत 'अप्दी) देवाचा सेवक मोले त्याच्या वाशे -देण्यांन : अलि. त्योजंमारणे 
केवळ; दस आहों. २१५. आसच्यां:,भ्ग्रामुळें. जे - सने. आम्ही . वर्के- आणि ,झामचा . अमु” मरमेशवर मराच्याः.सं्वे 
जु. आह्ांवः- नेमिले : आहेत... त्यांक या: देशाचे पुष्कळ । जाझ, निर्णय : व नियम : लक्षपूर्वक पळू; अस्े.:न 
अग्नंच सिळत. आहे; -ते:आमच्या देहांवर वब आमच्या. केल्यास :आम्हास. राप..:त्कणे. २०० - आम्ही आमच्या 
'भुरांढोसंत्रर हवी. तक्ची, :सत्त ,.चालवीत आहेत; आम्ही | सुद्धी;या देशांतल्या लोकस देणार नाहीं व त्यांच्यःसुली 
अरूल्या .-सुलांस: करणार. नाहीं; ३१: या 'देशच्या 


फार संकटांत. आहों. ३८ य़ा सवे. :कारणास्तव आम्ही ' च 
उबोकांनी- शब्बाथ -दिवशीं एकादी वस्तु अगर अन्नसामश्री 


दृढ . करार करितों, लिहून ::देलो,. >आणि-आमचे अधि- ् 
पति, केवी व. आजक र्‍हे त्याजवर सोहर करीत आहेत. विकावयास आणली, .: तर्‌-. आम्ही... ती“ त्यांच्याकडून 
उफभ्वाथ :*चिवशीं:- किंवा” "एकाद्या; प्रब्रित्र* दिवशी. विकत 


: १ ज्यांनीं आपली सुद्रा केली ते . हे. होतः: : 
६ ७- इखल्याचा पुत्ननहेम्या तिश्‍ओेश्रा ( प्रांताधिपरति) त्र ।चेणार:“माही; तर :आातव्या. बर्ष, आमची':जमीन' आम्ही 
'पॅडेत. ठेवू आणि .लोकांकडये;कजे वसूल: करणें असेल 


खिदूकीया, २ सराया; अजऱ्या,;मिमेया;-३ पूर, 
अमऱ्या; मल्खीय, ४:ह्रा;शवन्या, मत्दख-- ५ हारिम, | ते सोडून देऊं. ३२. यांशिवाय आम्ही. असा ऐक 
नियम :बाढूनः- ठेवितो .क्रीं-.आम्हीः; आपल्या देवाच्या 


मरेमोथ,. ...ओबद्या, ९: दानीएऊ, : ग्रित्नथोन; . बारूख, 
१३" .मशुल्लामं, : अबीया, 5मियामीनं,;. ८. -झज्या; ..जिल्गइ, | मंदिरांतील उपासनेसाठी <श्रेत्येकी *'एकतूतीथांशा :शेकॅल 
दर वर्षी “द्यावा; २३. समर्पित :'भाकरी, नित्याचे अन्ना- 


शमया.. हे याजक्र; ९ आणिः-लेती : अजन्याचा . पुत्र 

येशता,.. हेनादादाच्या -पुत्नांतला . निन्नु&: कदमीएल, । पण, : नित्याचे होमार्पण आणि शब्बाथ, चंद्रदर्शन आणि 
१ूऊ.. आणि. त्यंत्ते : भाक ग्रबन्या, - होंदीया, .कलीता, | नेमिळेळे ; सणे यांसंबंधाचीं बलिदार्न आणि पवित्र 
पलाया,. *-हनांत मीखा, . रहोब, . हशब्या, | वस्तु, . इल्लाएलाच्या प्रायश्वित्तासाठीपापार्पर्णे, या संबी 
१२ जक्कूर, शेरेब्या, शबन्या, . १३२. होदीया, बानी, | साठीं, झामच्या * देवाच्या मंदिराच्या कामी लागणारी 
बनीनू; १४ . लोकांतले : मुख्य : परोश,: पह्थं-मवाब, । खर्च आम्हीं. द्यावा. ३४ मग याजक, लेवी. व इतर 
एलाम, . जातत, बानि, १५ बुन्नी, अजगाद, ' बेबाई, | एकंदर लोक अशा. आम्हीं सर्वांनी पुढील -का्यीसाठीं 
३६ . अदोनीया, बिग्बइ, आदीन, १७ आटेर, | चिठ्या . टाकिल्या म्हणजे. नियमशाक्षांत* लिहिल्या- 
हिज्कीया, अज्जूर, १८. होदीया, - हशम, बेसाइ, । प्रमार्णे आमचा देव परसेश्वर याच्या वेदीवर जाळण्या- 
१९ हारीफ, अनाथोथ, नोबाहे, २०. संप्पीयाश, मशु- ! साठीं आपल्या : पितूकुळांप्रमाणें वर्षानुवष नियमित 

५२५ 












34- . 


अ० १७४२४११५२१ 





समयी. आपल्या देवाच्या मंदिरांत लाकडाची अर्पणे 


आणज्रीं. .:२५ -आपजआपल्या जमिमीचा प्रथमं उपज व 
निरनिराळ्या . वृक्षांची प्रथम. फळें वर्षानुवर्षे परमे 


श्वराच्या मंदिरी आणावी; ३६ आणि नियमॅशखत 


लिहिल्याप्रमाणे आपले प्रथम .अन्मलेळे: पुत्र," तसेंच 
आप्रल्वा!: गुराढोरांचे व शेरडामिंढरांचे अ्रंथम जन्मळेळे हे 


-सर्वे'जामच्या दिवाच्या. मंदिरांत सेवोःकरणोऱ्या याजकॉ- 
 कडे.. घेळन. यावे; ::<३७ आणि आपल्या . कळहेल्या : 


पिठाचा- पहिला! उंडा, समापिंत भंशाची 


तेव्हां: त्यांच्याबरोबर अहेरीनांच्या 'वंशांतला '* कोणी 
याजक: असावा, . आणि 'लेव्यांनी : दशमोशांचा देसरमीद 


'आमेच्या :देवाच्या मंदिराच्या “* कोंठब्यांत म्हेगजे . 
भांढारांत : पोंचता ? करावा. ३९ इस्लाएल' लोक व: 
लेब्यांचे - वंशज : यांनींर धान्य; > द्राक्षारस व तेरु- योचे 


समर्थित अंशोचें :-झेपण;.. प्रवित्रस्भानारची. .“पॉंत्रें) सेबी 
करणारे: याजक, .-::द्रारपाळ - अज. मयक असतात !त्मो 


कोठब्यांत::. आणाचें;-आणि:* आम्ही आपल्या देवाचें 


मंदिर सोई नयेः 


११ असते; वरकड.“ -लोकांपैकी :- दहांतल्या:- एकानें 

पवित्र नगर. यरुालेम येथें राहावें.. आणि: नऊ 
जणांनी .. इतर. : नगरांत... वर्स्ती - करावी. हें. . ठरविण्यासाठी 
त्यांनी सिठ्या .टाकिल्या. .२:- जे : स्वसंतोषानें :"-यरुदा 
लेमांत राहण्यास कबूल झाले: त्या सर्वांस : लोकांनीं धन्य 
म्हटलें. . ३ मरालेमांत राहणारे श्रांतांचे प्रमुख हेच 
होत; . पथ: -इत्लाएह लोक, याजक, लेवी, नथीनीस व 
शलमोनाच्या सेवकांचे :वॅशज यरुशलेमांत ब यहूदांतील 
आपलापल्या:नगरांत व बंतनांत राहत. होते. - 
ळेग्रांत -कांहीं येहूदी व कांही. बन्यामिनी .राहत होते. 


हुंदाचे वंशज हे: पेरेसाच्या संतंतीपेकी अथाया नित 


सग ोचांदे अधिपति: यरुळेर्लात :शोहत 





उेब्गीया बिन जेखऱ्यां बिन :अमऱ्यो बिन झफठ्या बिन 


अहल्ळेल; ५: मासेगा निन बल 'बिंम कोल-होजे .निन 


इजाया बिन: अदाया निन योयारीब. ब्रिंन-जखऱ्या निन 
शिलोनी. ६: पेरेसाचे जे वंशज 'यस्लेमांत राहत होते 
ते*्सर्व चारशे अडसष्ट वीर पुरुष होते; ७. आणि बन्या- 
भिनाचे बेशंज : साहू जिन मशुकाम निन योएद बिंन पदाया 
श्रिन कोलांया जिनं मासेया बिन इेथौएल विन यशाया 
< आणि - त्याच्यामागून गंब्बडे वे साहे यांचे वंशज 


"| नव्शे अग्रेवीस-होते. ९ यांचा: अधिकारी जिलीचा पुत्र 
प्रकारच्या झाडांची कळे, दाक्षारस “क॑ तेल हीं आाजकां 

कडे: केच्या . मंदिराच्या कोठ्यात आगावी; आणि 
'झापलक जँसिनीच्या 'उत्पश्नाचा दसमांश लेव्यांकडे न्यावा; . 
- कारण'*लेब्रीं- सवे “नंगरातूंने. आमच्या 'दोंतीच्या उत्पन्नाचा . 
दशर्माव: : घेते > गेंधतातः.,३८-ळेवीः दरनींदा भेतीळं 


गोएल होता, - आणि हसनूवाना पुत्र यहूदा नगरचा 
इग्यम अधिकारी होता. १० याजकोंतले :-यदेया बिन 
योयोरीब बे. याखीन;.११. सराया बिन हिल्कीयी विन 
मंशुदांम बिन -सीदोकं विन मरायोम बिन अहीटब हा 
देवमंदिरांचा. अधिकारी . होता; १२. आणि त्माचे जे 
भाऊबंद मंदिरांतळें काम करीत ते. आऑंठेले बांषीस 
होते; अदाया निन यहोराम बिन पलल्या बिन अस्सी 
बिन जखऱ्या बिन पऱ्हूर बिन मल्कीया; १३ आणि 
त्याचे भाऊबंद पितूकुळांचे प्रमुख दोनशे बेचाळीस 
आणि अमश्‍्सह न्रिन अजरेल जिनं: अहजडे बिन मशि- 
लैमोथ : बिन इंम्मेर; १४ आणि त्यांचे भोऊबंद एकं 
'अन्नंबौस बंलंबान्‌ वीर; आणिः त्यांचा अधिकारी हृमंदोली- 
मल्या. पुत्र जन्दीएल हा होता. १५ आणि लेब्यांतळे शामया 
निने ' इर्शन निन अजीकास जिनं हाच्या विन नुन्नी 
१६ आणि लेव्यांच्या सुख्यपिकीं ॥ाब्वथई व योजाबादे हे 
देवाच्या मंदिरॉंच्या बाहेरच्या. कामावर होते; १७ आणि 
प्रार्थनेच्या वेळीं. ईशोपकारस्मरण आरंभिण्याच्या कामीं 
मन्या बिन मीरा बिन जअन्दी बिन आसाफ हा मुख्य 
होता व क्कंबुक्या आपल्या भाऊबंदांतला दुसरा होता; 


- आणि अब्दां बिन शम्मूवा बिन गालाठ बिन यदूथून हाहि 


होता. १८ थवित्र नगरांतले सर्वे लेवी दोनशें चौऱ्यायशी 
होते. १९ द्वारपाळ अक्कूब, तल्मोन वे॑दरवाजे 
सखणारे त्यांचे भाऊबंद एकशे बहातर दोते.. २० वरकड 
इल्लाएहछ लोक, याजक बं लेवी यहूदाच्या संर्व 
नगरांत आपआपल्या वतरनांत होते; २९१ पण 
नथयीनीम ओफेलांत राहत; सीहा ब गिऱ््या हे नथी- 


५२६ 


अ० ११५२१-१२९:२७ 





नीमांवर “ नेमिले होते. २२ उल्बयी बिन बानी 
बिन हृशच्या निन मत्तन्या बिन मीखा हा यस्छाले- 
मांतल्या लेव्यांचा अधिकारी होता; आसफाच्या वंशजां- 
तळे जे गाणारे. ते देवाच्या मंदिरांतील कामाबर होते; 
२३ कारण त्यांच्यासंबंघानें राजाची आज्ञा होती व 
रोजच्या जरूरीप्रमाणे गाणाऱ्यांची व्यवस्था ठरली होती. 
२४ यहूदाचा पुत्र जेरह याच्या वंदाजांतला मझेजनेल 
यांचा पुत्र पथश्या लोकांसंबंधाच्या सवे गोष्टींच्या 
बाबतींत राजाच्या हाताशी होता. २५ खेडींपार्डी व 
त्यांच्या झोतवाढ्या यांविषयीं : यहूदाच्या वंद्यांतल्या 
कित्येकांनी कियेथ-अरबांत व त्याच्या खेच्यांत, .दिबोनांत 
व॒त्याच्या खेड्यांत, आणि यकन्सेलांत व त्याच्या 
खेड्यांत, २६ येश्ववांत, मोलादांत व बेथ-पलेतांत, 
२७ इसर-दवालांत, बैरशेबांत व त्याच्या खेल्यांत, 
२८ सिकलागांत, मकोनांत ब॒ त्याच्या खेड्यांत, 
२९ एन:रिम्मोनांत, सारयांत, यर्मूथांत, ३० जानोहांत, 
अदुल्लमांत व त्याच्या खेड्यांत, ठाखीशांत व त्याच्या 
शोतवाल्यांत, अजेकांत व त्याच्या खेड्यांत वस्ती केली; 
त्यांनी बैर-दोबापासून हिश्नोमाच्या खोऱ्यापर्यंत वस्ती 
केली. ३१ गेबांतले बन्यामिनाचे वंश मिखमाशांत 
व अगांत, बेथेलांत व त्याच्या खेब्यांत, २२ अनाथो- 
थांत, नोबांत, अनन्यांत, २३३ हासोरांत, रामांत. 
गित्तइमांत, ३४ हादीदांत, सबोइमांत, नबळ्लाटांत 
३५ लोदांत व कारागिरांच्या खोऱ्यांतल्या ओनांत 
वस्ती केली. ३६ लेव्यांपैकीं यहूदांतलीं कांहीं प्रकरणे 
बन्यांमिनाकडे होती. . 

१ शल्तीएलाचा पुत्र जरून्बानेल व येदवा 
च २ यांजबरोबर जे याजक वलेवी वर आलेते हे 
न सराया, यिर्मया, एज्ञा, २ अमऱ्या, मल्लूख 


हत्तुश, ३ दाखन्या, रट्टूम, मरेमोथ, ४ इद्दो 
गिन्नथोई, अबीया, ५ मियामीन, माद्या, बिलगा, 
६ शमया, योयारीब, यदया, ७ सल्लु, आमोक, 


हिल्कीया व यद्या; हे येशवाच्या काळीं याजकांतले 
ब॑ त्यांच्या बांधवांतले सुर्य होते. ८ लेवी : येद्यवा, 
बित्रुह, कदमीएल, शेरेव्या, यहूदा, मतन्या व त्याचे 


भाऊबंद स्तुतिंगायनांच्या कामावर होते; ९ आणि 
त्यांचे भाऊबंद वकबुक्या व उत्नो त्यांजबरोबर पहार्‍्यांत 
होते. १० येश्ववास योयाकीम झाला, योयाकी- 
माळा एल्याशीब झाला, एल्याकझ्ीबाला. योयाद झाला, 
११ योयादासं योनाथान झाला, व योनाथानांस 
यहदवा झाटा. १२ बोयाकीमाच्या काळीं याजक 
पितूकुळांतळे मुख्य होते ते हे: सरायापासून 
मराया, यिर्मयापासून हनम्या, १३ एज्ञापासून 


'मछु्राम, अमऱ्यापासून यहोहानान, १४ मल्ठ्खीपासून 


योनाथान, शबन्यापासून योसेफ, १५ हारिमापासून 
अदना, मरायोथापासून हेलकइ, १६ - इद्दोपासून 
जखऱ्या, गिन्नथोन्नापासून मशुद्लाम, १७ अबीयापासून 
जिल्ली, मिन्यामीनापासून, मोवद्यापासून पिल्तय, 
१८ बिल्यापासून शम्मूबा, शमयापासून यहोनाथांन, 
१९ योयारीबापासून मत्तनय, यदयापासून उबी, 
२० सल्लयापासून कल््य,  आमोकापासून एबेर, 
२१ हिज्कीयापासून हशव्या व यदायापासून नथनेल. 
२२. एल्याज्ञींब, योयादा, योह्यानान व यद्दवा यांच्या 
काळीं लेवी आणि दारयावेश पारसाच्या. कारकीरदीतले 
याजक हे त्यांच्या पितूकुळांचे मुख्य होते. 
२३ लेव्यांचे वेशज, आपआपल्या पितूकुळांचे मुख्य 
इतिहासाच्या पुस्तकांत एल्याशिबाचा पुत्र योहामांन 
यांच्या काळापर्यंत नमूद केळे होते; २४ आणि 
लेव्यांतठे मुख्य हशव्या, छझेरेज्या व कदमीएलाचा पुत्र 
येश्चवा व त्यांच्यासमोर त्यांचे भाऊबंद असे मेळ्यानें 
देवाचा मनुष्य दावीद याव्च्या आज्ञेप्रमाणे स्तवन व 
ईशोपकारस्मरण करावयास होते. २५ मत्तन्या, बकबुक्‍्या, 
ओबद्या, मझुद्लाम, तल्मोन व अकूब. हे द्वारपाळ 
दरवाजांच्या कोठ्यांचें रक्षण करीत असत; २६ हे 
योयाकीम बिन येश्ववा बिन योसादाक याच्या वेळीं 
व॒नहेम्या अधिकारी व लेखक एज्रा याजक 
यांच्या काळीं होते. 

२७ यरुझलेमाच्या कोटाच्या प्रतिष्ठापनेच्या समयी 
लेब्यांनी आनंद व धन्यवाद करून झांजा, सारंग्या 
व वीणा वाजवून आणि ग्राऊन तो प्रसंग साजरा 


५२७ 


अ० १२५२७-१द:५ 


.__ म्हणून त्यांस यरालेमांत पोंचविण्यासाठीं त्यांच्या- 
त्यांच्या स्थानांतून हुडकून काढिटें. २८ यरुठलेमाच्या 
चोहोंकडल्या प्रांतांतून, नटोफातींच्या खेव्यांपाड्यांतून, 
२९ बेथ-गिलगाल येथून आणि गेबा व अज-मावेथ 
येथल्या शेतवाडींतून गायकांचे वंशज एकवट झाले; 
त्यांनीं यंरडाठेमाच्या आसपास खेडीं वसविली होती. 
३० भग. याजक व लेवी यांनीं स्वतांस श्रुविर्भूत 
करून लोकांची, वेशींची व कोटाची शुद्धि केली. 
३१ . मीं यहूदाच्या सरदारांस कोटावर चढविळें 
आणि त्यांच्या दोन टोळ्या केल्या; त्या स्तोननें 
ग्रात . मिरवत चालल्या; त्यांची, एक टोळी . दक्षिण 
दिशेनं म्हणजे केरवेशीकडे चालली; ३२ आणि 
तिच्यामागून होशया, यहूदाचे अर्धे अधिकारी, 
३१३ अजऱ्या, एजञा, मशुल्लाम, ३४ यहूदा, बन्यामीन, 
शमया, यिर्मया, ३५ व कित्येक याजकांचे पुन्न करणे 
घेऊन चालले; जखऱ्या बिन योनाथान बिन शमया 
बिन मत्तन्या बिन मिखाय़ा बिन जूर बिन आसाफ, 
३६ आणि त्याचे भाऊबंद शमयां, अजरेल, मिललई, 
गिललई, माई, नथनेळ, यहूदा व हनानी हे देवाचा 
मनुष्य दावीद याचीं वादय घेऊन चालले आणि 
त्यांच्यापुढे. एमा शाक्ली चालला; ३७ ते झरावेशी- 
कडून नीट दावीदपुराच्या पायर्‍्यांवरून कोटाच्या 
बढगीवर दाविदाच्या मंदिराच्या वरल्या भागाकडून 





पूर्वेस पाणीवेज्षीपर्यत गेळे. ३८ स्तोत्रे म्हणणारी व. 


मिरवत जाणारी दुसरी टोळी . त्यांस मिळावयास पुढें 
चालली, आणि तिच्यामागून मी व अर्धे लोक कोटावरील 
भट्रीबुरुजावरून रंद  कोटापर्यंत, ३९ आणि 
ऐंकाईम वेशीपासून जुन्या वेज्ञीवरून मत्स्यवेस, 
इनानेल बुरूज व॒हृमया बुरूज यावरून मेंढेवेशी- 
अर्यत गेलों; गारद्यांच्या वेशींत ते जाऊन उभे राहिले. 
४० अश्या स्तोत्रे म्हणणाऱ्या दोन्ही टोळ्या . देवाच्या 


मंदिरांत उभ्या राहिल्या, मी व मजबरोबर अर्धे |. 


अधिपतिहि .उभे राहिळे; ४१ याजक, एल्याकीम, 
भासेया, मिन्यामीन मीखाया, एल्योएनाई, जखऱ्या 
ब॒हनन्या यांनी करणे हातीं घेतले; ४२ आणि 


मासेया, शमाया, एलाजार उज्बी, यहोहानान, 
मल्खीया, एलाम व एजेर यांनींहि करणे घेतले; 
गायकांनी उंच स्वराने गाइलें; यिजह्मा त्यांचा 
अध्यक्ष होता. ४३ त्या दिवशी लोकांनीं मोठे यज्ञ 
करून आनंद केला, कारण देवाने त्यांस आनंदाने 
परिपूरित केलें होतें; बायकामुलांनींहि आनंद केला; 
यरुशलेमाचा आनंदध्वानि दूर जाऊन पोहचला. 

४४ याजक व लेवी यांचे ठरलेले बांटे नगरो- 
नयरींच्या जशेतांप्रमाणें गोळा करावे म्हणून त्या दिवशीं 
भांडारे, परमेश्वराप्रीत्य्थ समर्पित अंश, प्रथम फळें 
व दंशमांश यांच्या कोठड्यांवर लोक नेमण्यांत आले; 
कारण याजक व॒ लेवी हे हजर राहिल्याकारणानें 
यहूदास आनंद झाला होता. ४५ दाविदाच्या व त्याचा 
पुत्र शल्मोन याच्या आहेप्रमाणें ते आपल्या देवाच्या 
मंदिराचे व झुद्धीकरणाचें काम करीत; तसेंच गायक व 
द्वारपाळ हेंहि करीत. ४६ प्राचीन काळी म्हणजे दावीद 
व॒आसाफ यांच्या काळीं एक मुख्य ग्रायक व देवाची 
स्तुतिस्तोत्रें यांची योजना केली होती. ४७ ञअरून्बाबेलळ 
व नहेम्या यांच्या काळीं सवे इस्लाएळ लोक ग्रायकांस 
व . द्वारपाळांस दर दिवसाचा शिधा देत असत; ते 
लेव्यांचे वांटे काहून ठेवीत आणि लेवी अहरोनाच्या 
वंशजांचे वांटे काढून ठेवीत. 

१ त्या दिवशी मोशाचा ग्रंथ लोकांस 
१९३ बाचून दाखविण्यांत आला; त्यांत हँ लिहिलेळें 
आढळले कीं. अम्मोनी अथवा मदाबी यांस 
देवाच्या मंडळींत येण्यास मनाई आहे; २ कारण 
ते अन्नपाणी घेऊन इख्ाएह लोकांस सामोरे आले 
नाहींत, पण उलट झाप द्यावा म्हणून बलामास त्यांनीं 
दक्षिणा देऊन बोलाविले; तरी आमच्या देवानें त्या 
शापाचा आशीवीद केला. ३ नियमशास्त्राचें हें वचन 
ऐकून त्यांनीं इस्वाएलांतून मिश्र समुदाय निराळ..केला. 

४ यापूर्वी एल्याशीब याजक, जो देवाच्या कोठव्यांचा 
रक्षक असून तोनियाचा आप्त. होता, ५ त्यानें 
तोबियासाठीं एक मोठी कोठडी तयार केली होती; त्या 
कोठडीत पूर्वी अनवलीची सामग्री, ऊद, पात्रें आणि 


"७२८ 


नहेम्या 


अ० १३५५-२५ 


ह ऑऑऑऑशशशशवयावावाशाा॒ाजजबबथ॒॒कअयआ. गनचा ज्याळळळळ.. 


खेवी, गायक व द्वारपाळ यांस शास्राज्ञेप्रमाणें देण्याचें 
शान्य, द्राक्षारस व॒ तेल यांचे दमांदा, व याजकांस 
व्यावयाचीं समर्पित अंशांची अरपणें हीं ठेवीत असत. 
६ 'एक्हा सगळा वेळ भी यरालेमांत राहत नव्हतो. 
आबेल्चा राजा अर्तहशर्त याच्या कारकीर्दीच्या बत्ति- 
सान्या वर्षी मी त्याजकडें गेलो. आणि मग कांहीं दिवसांनीं 
मीं राजाकडे रजा मागितली; ७ नंतर मी यसछालेमास 
आलों तेव्हां एल्याशिबाने तोबरियासाठीं देवाच्या 
मंदिराच्या अंगणांत एक कोठडी तयार केली आहे 
ही गैर गोष्ट मला कळली. ८ भला त्याचें फार 
चाईेट वाहून मीं तोबियाचा सगळा संसार कोठडी- 
चाहेर फेकून दिला. ९ मग माझ्या आज्ञेवरून 
त्यांनी त्या कोठड्या झुद्ध केल्या व मीं देवाच्या 
मंदिराची पात्रे, अन्नबलींची सामश्री व ऊद हीं पुनः 
स्यांत ठेविली. १० मला आणखी असें कळलें कीं लेव्यांस 
झुशाहिरा न सिळाल्यामुळें कामावरळे लेवी व ग्रायक 
आपआपल्या शेतावर पळून गेले. ११ मग मी अधि- 
पतीशी बाद करून म्हणालो कीं लोकांनीं देवाचें मेदिर कां 
सोडून दिलें आहे ? नंतर मीं त्यांस एकवट कलून त्यांच्या 
धूर्वीच्या ठिकाणीं नेमिले. १२ मग सर्व यहूदी लोक 
धान्य, द्राक्षारस व तेल यांचे दरामांद भांडारांत पावते 
करूं लागले; १३ आणि मीं शइलेम्या याजक, सादोक 
शास्री आणि लेव्यांपैकी पदाया ह्यांस भांडारावर भांडारी 
नेमिले; त्यांच्या हाताखालीं हनान बिन जकर बिन 
मतेन्या हा होता; हे भरंवशयाचे होते; त्यांच्या भाऊ. 
बेदांस वांटे करून देण्याचें काम मीं त्यांजकडे सोंपविलू 
१४ हे माझ्या देवा, या कामगिरीबद्दल माझें स्मरण ठेव; 
माझ्या देवाचें मंदिर व त्यांतील उपासना यांसंबंधानें 
चांगलीं कार्मे मीं केलीं आहेत, तीं पुसून टाकू नको. 

१५ त्या काळीं यहूदांत कांहीं लोक इाब्बाथ 
दिवशीं द्राक्षाकुंडांत द्राक्षं तुडवीत असलेले माझ्या दृष्टीस 
पडले. ते धान्याच्या पेंढ्या आणून गाढवांवर लादीत; 
त्याप्रमाणेंच द्राक्षारस, द्राक्षं, अंजीर, व-इतर पदार्थ यांचे 
बोजे शब्बाथ दिवशीं ते यरुझलेमांत घेऊन येत. त्यांनी 


अन्नसामम्रीची विक्री चालविली त्याच: दिवशीं त्यांची : 


-&.3 


मी कानउघाडणी केली. १६ तेथें सोरकरहि राहत 
असत; ते भासे व नाना प्रकारचे पदार्थ आणून शब्बाथ 
दिवशीं यहूदी लोक व यरुश्षळेमकर यांस विकीत असत. 
१७ मग यहुदाच्या सरदार मंडळीशीं वाद करून मी: 
म्हणालो, तुम्ही असलें दुष्कर्म करून शब्याथ दिवसे 
पवित्र असा पाळीत नाहीं हें. काय £ १८ तुमच्या वाढ- 
वडिलांनींहि असेंच केळें ना १ त्यामुळें देवाने आम्हांवर 
व या नगरावर हें सवे अरिष्ट आणिठें ना £ तुमही 
शब्बाथ दिवस पवित्र न मानून इस्ाएलावर आणखी 
अरिष्ट आणावयास पाहतां. १९ शब्बाथ सुरू होण्यापूर्वी 
यरुदलेमाच्या वेशींच्या आसपास अंधार पडूं छागे; 
म्हणून मीं आज्ञा केली कीं वेशींचे दरवाजे लावून ध्यावे 
आणि शब्बाथ संपेपर्यंत ते उघड्टं नयेत; शब्बाथ 
दिवशीं कांहींएक बोजा आंत आणतां येऊं नये म्हणून 
मीं आपले कांहीं चाकर वेश्ींवर ठेविळे. २० 'एक- 
दोन वेळां व्यापाऱ्यांस व हरतऱ्हेच्या मालाची विक्की 


-करणाऱ्यांस यरठालेमाच्या बाहेर राहावे लागलें, 


२१ तेव्हां मीं त्यांस दरडावून म्हटलें, तुम्ही कोटासमोर 
कां उतरलां १ पुनः असें केल्यास तुमच्यावर मी हात 
टाकीन. तेव्हांपासून ते पुनः शब्बाथ दिवशी आले 
नाहींत. २२ मग मीं लेब्यांस आज्ञा केली कीं शब्बाथ 
दिवस पवित्र मातून पाळावा म्हणून तुम्ही शुद्ध होऊन 
वेशींवर पहारा करण्यास येत जा. हे माझ्या देवा, 
माझ्या हितार्थ माझ्या याहि. कामगिरीचे स्मरण ठेव. 
आणि तुझ्या विपुल दययेस अनुसरून माझा बचाव कर. 

२३ त्या काळीं अश्दोदी, अम्मोनी व॒मवाबी 
त्रियांशीं लमे केलेले यहूदी लोक मला आढळले; 
२४ त्यांचीं सुलेंबाळें अश्‍्दोदी भाषा अधेवट बोलत, 
त्यांस यहूदी भाषा. बोलतां येत नसे, ते आपआपल्या 
जातींची मित्र भाषा बोलत. २५ मीं त्या लोकांशीं. 
वाद केला, मीं त्यांस दिव्याशाप दिले, त्यांतल्या कित्येकांस 
मार दिला आणि त्यांचे केस उपट्न देवाची शपथ 
घेऊन त्यांस असें म्दणावयास ळाविळें कीं आम्ही इतःपर 
त्यांच्या कन्या आम्ही वं. आमिंचे पुत्र करणार नाही. - 


७२९ 


अ« १३:२६-एस्तेर १५१२ 


नहेम्या-एस्तेर 





२६ इलाएलाया राजा शलमोन अश्याच प्रकारच्या 
गोटटींनी पापमम झाला होता. .ना १ पुष्कळ राषटांत 
. त्याच्यासारखा कोणी राजा झाला नाहीं; तो देवाचा 
आवडता. असून त्याऊ सर्वे इक्ाएावर राजा केलें होतें. 
तरी त्यालाहि अन्य जातींच्या तरियांनीं पापात पाढिठें. 
२७ तुमचें ऐकून आम्ही अन्य जातींच्या श्ियांशी विवाह 


करून आमच्या देवाचे अपराधी व्हार्वे व घोर पातक. 
करावें काय £ .२८. मुख्य याजक एल्यासीब थांचा पुत्र 


योयादा. याच्या. पुत्रांपैकीं एक जण सनबहट होरोनी 


'३० या प्रकारें. मीं. त्यांस सगळ्या परकीयांपासून छद 


कशन प्रत्येक याजकाची व लेव्यांची पाळी आणि अनुक्रम 
हीं ठरवून दिली; २१ मग लाकडाचें अर्पण व प्रथम उपज 
आणण्याची वेळ मीं ठरवून दिली. हे माझ्या देवा, 
माझ्या हितार्थ माझें स्मरण ठेव. 


--:>>>>>>>><<. 


एस्तेर 


-.>०>8> 


१ आअहदवेरोशं राजाच्या. कारकीर्दीत पुढील 

९ उतत पढें; त्याचें साल्राज्य हिंदिस्तानापासुन कुशा- 
___. : पर्यंत होतें; ज्याचा अंमळ एकशे सत्तावीस प्रांतांवर 
होता तोच हा अहऱवेरोश. २ अहरवेरोश राजानें झडून 


पिषळ्या व॒ काळ्या संगमरवरी पाषाणांच्या फरशीवर 
ठेविळे होते. ७ त्या मेजवानींत राजास पिण्याला योस्ब 
असा द्राक्षारस तऱ्हेतऱ्हेच्या. बुबणंपात्रांत घाळन 
राजाच्या. भऔौदायोनुसार लोकांस विपुल पिण्यास देण्यांत 


> | आला. ८ हॅ. पिणे नियमानुसार असे; कोणी कोणास 


आग्रह. करीत नसे; राजाने आपल्या मंदिराच्या 
सर्व _कारभाऱयांस आहां केली होती कीं त्मॉर्नी 
पाहुण्यांची तब्येत संभाळावी. ९ वश्ती राणीनेहि 
राजा. अहइवेरोश याच्या राजमंदिरांत क्रियांस मेजवानी 
दिली, १० सातव्या दिवशीं द्राक्षारसार्ने राजाचें मन 
उल्मसयुंक्त झालें असतां त्यानें महूमान, बिजया, 
हरबोना, बिग्या, अबग्था, जेथर ब कर्खस असे जे 
सात खोजे त्याच्या. तैनातीस असत त्यांस आहा केली 
कीं ११ वरती राणीचें सोंदर्य देशोदेशींच्या लोकांस व 
सरदारांस दाखवावे म्हणून तिला राजसुकुटै चाखून 
झापल्यापुढें घेऊन योबें; कारण ती फार देखणी होती 
१२ खोजांच्या. द्वारें राजाची आहा आली तरी बःती 


; | राथीरने येण्याचे. नाकारिलें;. त्यावरून राजास फार 
। कोघ येऊन तो संतप्त झाल. १९३ मग राजानें कालह 


-_. ५२८ 


' एस्तेरू अन. १९१३-३७१३ 


_ किनारिठे;- ( तो. राजा सये न्यायशाक्षी.- ब. :.>::... १-- यानंतर ..अहदवेरोश राजाचा. राथ:: शाळे: 
थर यांची अक्षी संभावना करीत असे; ) १४ त्याज- .< तेव्हां :त्यास वईतीनें काय केलें होते ब.-त्यामुळे, 
*क्तिच्याविरुदध : काय. ठराव: झालां: होता. याग ःस्मरभ: 
माथे. त्याची सेवाचाकते करणारे त्याचें 
दार: असत ते. राजाच्या हुजुरास राहून राज्यांत त्यांची सेवक त्यांसः-उहणाळे, राजासाठी तरवा व सुंदर. कुमहींचा 
फॅहेऊ मान .असे;: १५ राजानें त्यांस विचारिें की.] शोंधः;. कसंवा; : २ राजाने आपल्या. सर्वे: :आंततांत 
, अभंलदार नेमावे; त्यांनीं सर्वे लंदर वः तरुण कुमारी 
रीतीनें | दान. वाब्यांतील अंत:पुरांत जमा करून .राजस्रियांचा 
रक्षक खोजा जो हेगे:-त्याच्या स्वाधीन कराव्या आणि 
त्यांच्या . थदतेकरितां जरूर असलेलीं साहित्यें त्यांस 
४. मय त्यांपैकी जी कुमारी राजाच्या. मनास 
ती. बरतीच्या. ठिकाणीं राजाची पद्राणी. व्हावी. 
गो राजास पसंत. पडून.त््यापमाणें त्याने केलें 
शान राजवाड्यांत. मंदेखय. निल. थाईर बिन 
विम कीश या नांबाचा एक अन्यामिनी यहूदी 
1 


























शक र 


कृत्याची खबर सर्व ल्रियास. लागेठ आणि राजा 


र 


. 
व्र 
वौ 
कै 
| 
शर. अ. 


श्र 


बड 
अजू 
1! 
र 


वत हड 
ती 
३. 
ुबत्र$ 
निट, 
ति 
शवे 
र्जी 
वर 
जं 


धं 
१ 
डं 
डु 
स 
“1 
! 
11): 
न 
त 
बि 


वु 

; 
न 
डे 
) 
जै 


मये म्दणून पारसी व भेद्य यांच्या कायद्यांत 


228: 
क$ 


(क. 6 
211414: 
षी 
न 
8.1. 


व 
न 
| 
| 


ज्र 


आ: 


अ० "९११-एेई७ . य ष्स्केर 


: रोजच्या रोज' अंतःपुराच्या: अंबेश्रासमोर फे*्याः घाठीत | त्याचप्रमाणे. तिनें ह्या समयींहि त्याची. आद्या. मानिली. 

१२ लियांर्सबंधाच्या..: ठरविलेल्या . निखप्रमाणे | २१ त्या दिवसांत मदेखयेः राजद्वारी- बसत असे; तेह्हां 
चारा. महिनेपर्यंत “संव. काहीं! उपचार झाल्यावेरःशएकाएका | राजाच्या द्रारपाळांपैकी त्याचे -दोन खोजे निग्यान-ब तेरेदा 
'कुमारींची : भहईवेरोश: रीजीकेडे जाण्याची 'बोळी. आली. हे. कोपायमाने होऊन अहश्वेरोश राजावर. हाक टक्कण्याची . 
. त्यांच्या: -झुदधींकरगाची... रीत वटल... म्हणजे” त्यास | संधि”-पाहत होते. :२२ मंदेखयास ही"गोष्ट कळली. तेव्हां: 
गंघरसाचें तैल सहार झहिने व सुची :दव्ये :सहॉ- महिने | त्याने एप्तेर- . राग्रीस ती. सांगितली, फि: गस्वेरेने: 
लावीत असत]. दिवाय 'इतंर 'शुदकेच्या वस्तु: त्यांस जावीत: | मर्देखयाच्या नांवार्वे शजास ती सांगितंली.' २२५चोककी 
असत. १३ * कुमारीने राजाकळे > जाण्याचा प्रकार | झोल्यावर ती कतमी. खरी ठरली; तेव्ही--त्या. दोषोस 
असां: जें कोंदीं ती-मागे तें तिला. अंतःपुरांतून  राज« | झाडावर फांशी -दिळें. हें:दत्त राजासमोर. :इतिहासाच्या 
मंदिरांत जाण्यासाठी : देण्यांत येई; १४. संघ्याकाळीं--ती | अर्थांत लिहून ठेविलें. 









केळे: आणि ':आपल्या <“औदार्यीस :झोमचारी!* इनामे” अंबघ्या * साभ्राज्यांतीलं : 'नर्देखयाचे, - लोके. म्हणजे: 
दिली. १६: .कुझारी- दुसऱ्यांदा 'ृविट आल्या "केव्ह: सर्वे अहूदी* लोक यांचा नायनोर करण्याचा. येत 
-. मदेशेब*राजदरीः बंसंळा- होता; २४नशढा-वेण! एस्तेवने | हामानाने केला: ७ अहदवेरोश' राजाच्या “कंशकीदीच्या 
. औपळे -औँणगोते सोंगित्छे-नंग्हते; 7 मरगयोने  तिशो | बराण्या नर्वी त्मॉनी पहिल्या म्हणजे “निसीन महिन्या 
तशीच अहा 'केठी होती. - एस्तेरेचे' मदेखवथ्या वेज | पाून “: हामानासमंक्ष “पूर  .( मिठ्या ) : टॉकोवर्गीस 
संगोपन होतं “असती जशी ती. त्याची आहा मानी'| लाविल्या. हा करम दररोज, दरमहा, बाराबी * महिना 

च््श्श 2 


एल्वेर.. अल्ररे:ण-४१% 


त. सैघेपर्थत चाळे राहिला. ८. हामान अहदवेसेशः | :::£* 9 हे. वर्तेमानःमर्देलयाच्या कानीं :पडळं .तेस्हाण 
रोंजॉसः म्हणाला, आपल्या साम्राज्यातील संक - प्रांतांतून: |: ऐक. त्याने -आपलीं वल्ले फाडिली, गोणताठे- नेसूत. र्क 
राहणाच्या देशोदेशींच्या लोकांमध्यें. पांगळेळे: व विखे  . >फांशिळी आणि: नगराच्या *: मध्यमागी 7. जीकड* 
रंढळाः एंक राष्ट्र आहे; त्या लोकांचे कायदे. इत्ररः! मोठ्याने आकंदन- केरे, २ तो :रजिगंदिराच्यार दात्याईक 
संव ' लोकांच्या कायद्यांडून मिञ. आहेत. तें. राजाच्व/ | संमोरहि'.. गेला; गोषताट. नेसून * राजनंद्राऱ्या मुह 
णिं चालत नाहींत म्हणून त्यांस राहूं देर्णे* | वांजाच्यो * आंत. येण्याची कोणास “परवानगी? वले! 
राजांच्या हिताचे नाहीं. « राजांची मर्जी असल्यार्से' | २ राजांचा हुकूम “व. फमोनंः ज्या. ज्या प्रीतीत जॉछेने 
त्यांचा नाश करावा अशी आज्ञा लिहावी; राजभांडारांतः |: पोहंचळें तेथें तेथें यहूदी लोकांत मोठा विलोर्प,:उपोकिशे 
जमा करण्यासाठी , मी देहा हजार किक्षार चांदी व “रडारड चाळे झाली; बहुतेक लोक मोरणेतोटे' नै्तूने 
राजाच्या कारभाऱयांच्या हातीं देतों. १० तेव्हां राजाने | राखेत पडून राहिले. ४ ए्तेरेच्याः 'दासी“व) खोले 
आपली. सुद्रा आपल्या बोटांतून काढून यहूद्यांचा शत्रु | यांनीं हँ वर्तमान तिला . जाऊन संगितेळे; . तेव्ह 
जो. अगागी .हामान बिन हम्मदाथा यास दिली.. | राणीस फार खेद, झाला; मंदेखयाने गोणिताट” क काहून र 
११ राजानें हामानास म्हटलें... तुला चांदी दिली आहे | वल .. ल्यावें म्हणून तिने ते त्याजकडे "पूर्ण 
व लोकहि दिळे. आहेत;.. तुला ..ठीक वाटेल त्याप्रमाणें. | तो. ते घेंडेना.. ५. राजाने. एस्तेरेच्या तैंनातीस ठेबिलेल्या 
त्यांचें कर. १२ तेव्हां प्रहिल्या मृहिन्याच्या  त्रयोदशीस. | खोजांपॅकीं हथाक, यास तिनें बोळावून आणून सांगितलें 
राजाचे लेखक -बोलबिण्यांत्र आले,- आणि राजाचे -प्रति*- | कीं: मदेखय़ाकडे... जाऊन....हें. काय, व. असें . कां 
निघि, प्रत्येक. प्रांताचे सुभे, व. सगळ्या. लोकांचे सरदार. |. याची... चौकशी कर. ६ ह्थाक निघून :ऱाजमंदिराच्या 
यांस  हामाज्ञाच्या . सांगण्याप्रमाणे प्रत्येक प्रांताच्या. ल्थरींत..! दरवाजासमोरील .. नगराच्या. चौकांत. मर्दुखयाकडे... गेला 
ब प्रत्येक जातीच्या लोकांच्या भाषेंत (खलिते ) ळिहून पाठ< |: ७ आपल्यावर काय. प्रसंग ,.गरद्रला «अहे. आणि 'यहूंदी 
विष्यांत आले. .अइदवेरोड राजाच्या नांबाने ते लिहून त्यांवर. | लोकांचा वध व्हावा म्हणून -हामानानें राजभांब्मरांत किती 
राजाची मोहर केली... .१३. राज्याच्या -सत्रे श्रंतांत्रातांतून....ऐसे.: भराडे, आहेत : ही सवे. हकीकत मूईखयानें त्यास 
जांसुदांच्या हस्ते अश्या आडया'चीं पत्रें पाठबिण्यांत आलीं कौ । सांगितुली;..४....यहूदी : छोकांच£-.विध्वंस . करण्यानिषयींची, 
एकाच- दिवशीं म्हणजे. बाराव्या : अदर. .. महिन्याच्या: (जी:आज्ञाः.झझन येथे: दिली::होती.:त्या लेखाची. नकलंहि 
त्रयोदश्लीस- -इृद्ध, तरुण; - स्रिया, मुलें<अशा..सवे यहूदी. | एस्तेरेस दाखविण्यासाठी -त्याच्या हातीं त्यानें दिली; आणि 
लोकांचा विध्वंस, संहार व नायनाट करावा क॑ त्यांची धन- | हें सवे कळंबूल त्यने तिला असें. बजावण्यास सांगितलें कीं 
संपत्ति छटून घ्यावी. १४ 'या  आज्ञापत्राच्या नकला । तू राजाकडे्जाऊन* आपल्या लोकोंसाठी विनंति व काकळूत . 
साऱ्या प्रांतांतून : * खुल्या . पाठविल्या: '- त्या >: अश्ला: करावी ९१: हृ्थांकानें येऊन मर्देखयाचें म्हणणें  एत्तेरेसः 
हेतूनें कीं .सर्वे लोकांनीं, त्या दिशी »लभ्ार त्कसार्वे,ः |. सांगितरें. 3५१ ०ाशसेव्या? म्यए्तेरेनं>!दृथाकावंरोधर 
१५ “हा हुकूम हीन : राजवोब्यांब्रनाजेष्यांत* त्र्म्देस्ब्योकएसांगू्भःपाठविछे कीर) १7 रजिकडे* सर्वे: सेवक 
आणि राजाजञेनें. >ओोलृदे ::रवरितः ब्िशूलंरः मेले; :₹4४- | वं राजाच्याज्यांवे 'परंगध्येतिरू तोक? जागूकार्‍्माहेतपर्वी- 
प्रसंगी -राजॉः वहामान!:: हेऱयसिल्मुस्स :नंसळे; पण । कोणी; : पुरष महर की :नहिछाविल्यांवांचूर्न; 
शदन नगर चेंताकांत झालें. चौदांक£राजानकडे गेडी र्‌ त्याहा अम्ह तिज: संबं, 
पपप िपिफण्पगिोप्स्या | कतवा असा; सच: हुकूम माहे; आत्रजझजा महः 
*. १. निगेक:२६:२९-वरीळ टीप पाद्दाः : | सोन्याचा -राजवेड:-ज्याच्यासुढे “करील - त्याचाच - बचीव 
१. 






































अर ४:११-६२ . 





_ असल्या , स्थितींत . नियमाविर्द्ध॒ मी आंत 
राजाकडे जाईन; मग मी मेल्यें तर. मेल्ये. १७ भर्द- 


२ राजानें 


पाहिलें. तेव्हां त्याची . तिजवर' 





. (मी . उद्यां काय मागावयाचें ते मागेन. 


राजाकडून | तुझा. काय अ्ज--आहे? तो मान्य केठा जाई; तुझी 





काय आहे १. ती: अध्यी राज्याएवडी असली. 
तरी. .तीप्रमागे. :- करण्यांत - येईल. ७ एस्लेर म्हणाली, 


: माझी सागणी मान्य करावी असें महाराजांच्या मर्जीस 


आलें असेल तर मी मेजवानी करणार तिला महाराजांनीं 
व॒हामानानें यावें, मग महाराजांनीं म्हटल्याप्रमाणे 
९ त्या 
दिवशी हवामान आनंदित व प्रसन्नचित्त होऊन बाहेर 


की.| निघाला; पणं राजवाढ्याच्या देरवाजाजवळ आपणास 
[- | पाहून मर्देखय उठला नाहीं की थरथर कांपला नाहीं 
हें हामानाने पाहिलें तेव्हां त्याचा त्याला फार क्रोथ 


आला; १० तरी आपला क्रोध आवरून हामान घरीं 
गेला; आणि त्यानें आपले इषटमित्र व आपली श्री जेरेश 
यांस बोलावणें पाठवून आणिले; ११ आपल्या धन- 
संपत्तीची थोरवी, आपल्या संततीचा. विस्तार, राजाने 
आपणांस ककी बढती देऊंन राजोचे सरदार व सेवक 
यांच्यावर दजो दिला हें सर्वे त्याने त्यांस निवेदन 


; | केळे. 3२ हामानानें त्यांस आणखी सांगितलें कीं एस्तेर 


एस्तेर. राणी अंगांत अह स उभी. आहे. 
_ तिजवर' "कुपादृष्टि झाली; 


राणोनें मेजवानी दिली, त्या मेजवानीस तिनें राजा- 
बरोबर मांझ्याखेरीज दुसऱ्या कोणासहि बोलांविलें नाही; 
उद्यांहिं तिनें मळा राजाबरोबर आमंत्रण दिलें आहे. 
१३. एवढें असूनहि तो मदेखय यहूदी राजद्वारी बसलेला 
माश्या दृष्टीला पडत आहे तोंवर हें सर्व व्यर्थ आहे. 
१४ तेव्हां त्याची खत्री जेरेश व त्याचे. सवे मित्र. त्यांस 
म्हणाळे; पन्नास हात उंचीचा फाशी देण्याचा एक खांब . 
उभा करावाः आणि उद्यां सकाळीं राजास विनंति करा कीं 


-मदेशयास त्यावर फाशी द्यावे;-:मगण. तुंम्ही आनंदानें 
: राजाबरोबर -मेजवानीस जा. ही गोष्ट हामानास .पसंत 


वस्टून त्यानें फाशीचा खांब तयार करविला. 
त्या रात्री राजाची झोप उ्ली; तेव्हो'त्याच्या 


द्‌ आहेने इतिहासाचा मंथ. भधून लोकांनी ्याजपुडे 


वाविल्या: २ त्यांत हा मजकूर होता: अहरवेरोश 


क्स्श 


श्त्तेर 


*भ०-२:२-७४७ 


ब॑ तेरेश यांनीं राजावर हात टाकण्याचा बेत केल्याची 
मर्देख्यानें खबर दिली. ३ तेव्हां राजानें विचारिें कीं 
या . कामगिरीबद्दह मर्दैखयाचें कांहीं गौरव अथवा 
मानसन्मान करण्यांत आला काय £ त्याच्या ख्रिदमतीत 
असलेल्या सेवकांनी त्यास सांगितळें, त्याच्या बाबतींत 
काहीएक करण्यांत आलें नाहीं. ४ राजानें विचारिलें, 
चौकांत कोण आहे १ त्या वेळीं, तयार केलेल्या फाशी 
देण्याच्या खांबावर मर्देखयास फाशीं द्यावें अशी राजा- 
पाशी बिनेति करावयास हामान राजमंदिराच्या बाहेरल्या 
चौकांत आला होता. ५ राजसेवकांनी राजास सांगितलें, 
हामान चौकांत उभे आहेत. राजा म्हणाला, त्याला आंत 
बोल्या. ६ हामान आंत आल्यावर राजानें त्यास 
विचारिळे, एकाद्या मनुष्याचा मानसन्मान करण्याचें 
राजाच्या म्जांस आल्यास त्या माणसाची कक्षी काय संभा- 
वना करावी ? हामान आपल्या मनांत म्हणाला, मजहून 
दुसऱ्या कोणाची अधिक संभावना करण्याचें राजाच्या 
मर्जास येणार £ ७ हामान राजास म्हणाला, एकाद्याचें 
गौरव करण्याचें महाराजांच्या मजीस आल्यास ८ महाराज 
धारण करितात तो पोषाख आणवावा, त्याप्रमाणेंच ज्या 
धोड्यावर महाराज स्वारी करितात तो व महाराजांच्या 
मस्तकीं जो राजमुकुट ठेवितात तो आणवावा; ९ मग तो 
पोषाख व. घोडा महाराजांच्या कोणाएका मोठ्या सरदा- 
राच्या हाती देऊन महाराज ज्याचें गौरव. करू इच्छितात 
त्यास त्याने तो पोषाख ळेववावा, त्या घोड्यावर असवून 
नगराच्या रस्त्यांतून त्याची मिरवणूक काढावी. आणि त्याच्या 
पुढें ललकारावें कीं राजेसाहेब ज्याचें गौरव करू इच्छितात 
त्याची संभावना या प्रकारें होते. ३० राजा हामानास 
म्हणाठा, त्वरा करून ह्या पोशाख व हा घोडा घे आणि राज- 
हारी मर्दखय बसला आहे त्यत्ची संभाबना तुझ्या म्हणण्या- 
रमाणे को; तूं बोललास तसें करण्यांत काहीएक अंतर 
होऊं नये. ११ हामानानें तो पोषोख ब तो घोडा घेऊन 
मदेखय़ास सजविले आणि झहरच्या रस्त्यांतून त्यास 
मिरवून त्याच्यापुढे ठलकारळें कीं राजेसाहेब ज्याचें 
गौरव करू इच्छितात त्याची या प्रकारें संभावना 
होईळ.. १२ मदेखय परत राजद्वारी आला; आणि 


 हामान विलाप करीत व आपलें मस्तक झांकून घरेऊन 


लगबगीने. आपल्या घरीं गेला. १३ मग हामानानें 
आपली श्री जेरेश व आपले सवे मित्र यांस :आपल्या- 
वर आलेला प्रसंग व्रिदित केला. ..तेव्हां त्याचे . बुद्धिमान! 
मित्र व त्याची बायको हीं त्यास म्हणाली, या मदेखया- 
पुढें तुमचा अधःपात होऊं लागला आहे; तो जर यहूदी 
वंद्यांतला असला तर तुमचें वर्चेस्व व्हावयाचे नाहीं, 
त्याच्यापुढे तुमचा अधःपात होणार. १४ तीं त्याच्याशी 
बोलत आहेत तोंच राजाचे खोजे आळे आणि एस्तेर 
राणीने तयार केलेल्या मेजवानीस ते हामानास  लग- 
बगीने घेऊन गेले. 
१ ठरल्याप्रमाणे राजा व हामान एस्तेर राणीच्या 
७ मेजवानीस गेळे. २ दुसऱ्या दिवशी भोजनसमयीं 
द्राक्षारस पिण्याचे वेळीं राजाने एस्तेरेस पुनः विचारलें, 
एस्तेर राणी, तुझा काय अज आहे; तो मान्य करण्यांत 
येईल; तुझी मागणी काय आहे १ती अध्यी राज्याएवढी 
असली तरी तीप्रमाणें करण्यांत येईल. ३ मग एस्तेर 
राणी म्हणाली, महाराज, मजवर आपली कृपादष्टि झाली 
असून आपल्या मर्जास आल्यास मला व माझ्या लोकांस 
प्रायदान द्यावें हाच' माझा अजे व विनंति आहे. 
४ साझा व माझ्या लोकांचा विध्वंस, संहार व नाय- 
नाट व्हावा या हेतूने आमची विक्री होऊन चुकली 
आहे; आम्हीं केवळ दासंदासी व्हावें या हेतूर्ने आमची 
विक्री झाली असती तर भी गप्प राहिलें असतें; 
तरी त्या स्थितींतहि त्या वैऱ्याला राजाच्या नुकसानीची ' 
भरपाहे करितां आली नसती. ५ अहरवेरोश राजानें 
एस्तेर राणीस बिचारिले, असें करण्याचा हिस्र्या 
करणारा कोण व तो कोठें आहे! ६ एस्तेर म्हणाली, हा 
विरोधी व हा झत्षु कोण म्हणून पुसाळ तर ह्या दुष्ट 
हामानच. हें ऐकून राजा व राणीं यांच्यापुढे हामान 
घाबरला. ७ तेव्हां राजा क्रोधानि्ट होऊन भोजनावरून 
उठला व राजमंदिराच्या बागेत गेला; तेव्हां 
मला. प्राणदान . द्या अक्षी विनवणी करीत हामान 
एस्तेर राणीपुढें उमा राहिला; कारण राजानें आपलें 
वाडेट करण्याचें ठरविलें आहे. हे. तो समजून चुका. 


५३५ 


अ० ७५८-२८५१५ 


एस्तेर 





८ मग राजा मंदिराच्या बागेतून त्या भोजनाच्या 
जागीं परत आला असतां एस्तेरेच्या मंचकावर हांमानास 
ओटंगलेलें त्याने पाहिलें. तेव्हां राजा म्हणाला, या 
घरांत आणि माझ्यासमोर हा राणीवर जबरीहि करू 
पाहतो काय £ राजाच्या तोंइन' हे शब्द निघतांच 
सेवकांनी जाऊन हामानाचें तोंड झाकिलें. ९ राजाच्या 
तैनातीस असलेल्या खोजांपैकीं हर्बोना नांवाचा एक 
खोजा म्हणाला, पाहा, हामानाच्या . येथें पन्नास हात 
उंचीचा एक फाशीं देण्याचा खांब उभा केलेला आहे; 
ज्या मद्देखयानें राजाच्या हिताची खबर दिली त्याला 
'रांगण्यासाठीं हामानाने तो. उभा केला आहे. राजालें 
म्हटलें, त्याच खांबावर यास फाशीं द्या. १० तेव्हां 
जो खांब मर्दखयासाठीं हामानानं तयार केला. होता 
त्यावर त्यालाच फाशी दिलें. तेव्हां राजाच्या 
क्रोथाचें शमन झालें. 
१ त्याच दिवशीं अहरवेरोश राजानें यहूद्यांचा 
€& वेरी हामान याचें धरदार एस्तेर राणीस दिलें 
मर्देखयहि राजाकडे आला; कारण त्याचें एस्तेरेशीं 
काय नातें होतें तें तिनें राजाला सांगितलें होतें. 
२ हामानाकडून घेतलेली मुद्रा राजानें काहून मर्दखयास 
दिली. एस्तेरेने मर्दखयास हामानाच्या घराचा 
कारभारी नेमिले. २ मग एस्तेरेने. पुनः राजाचें आजेव 
केलें; ती त्याच्या पायां पडली, आणि रडून त्याची मोठी 
काकळूत करून तिने म्हटलें, यहूद्यांचा नायनाट करण्या- 
विषयीं हामान अगागी यानें केलेली अनर्थावह योजना 
रह करण्यांत यावी. ४ तेव्हां राजाने :-एस्तेरेपुढे 
आपला सोनेरी राजदंड केला, आणि एस्तेर उठून 
राजापुढें उभी राहिली. ५ ती म्हणाली, महाराजांच्या 
मर्जीस आल्यास, मजवर त्यांची कृपादष्टि झाली 
असल्यास, त्यांस योग्य दिसल्यास व मी त्यांच्या 
आवडीची असल्यास महाराजांच्या सवे आंतांत जे यहूदी 
आहेत त्यांचा नायनाट करण्याविषयी अगागी हामान 
बिन हम्मदाथा याने जीं पत्रें लिहून पाठविली. आहेत 
तीं रद्द व्हावी असें फमान पाठविण्यांत . याबें; ६ माझ्या 
लोकांवर जो. अनर्थ ओढवेल तो मी. कसा पाहू १ 


माझ्या गोत्राचा नाश होईल तो मो डोळ्यांनी कसा 
पाहूं 2 ७ मग अहइवेरोश राजा एस्तेर. राणीस 4 
मर्दखय यहूद्यास म्हणाला, हामानानें यहृद्यांवर हत 
टाकिला म्हणून त्याचें घरदार मीं. एस्तेरेस दिळें व 
त्याला फाशी दिलें. ८ तुम्हांस वाटेल त्याझमाणें 
राजाच्या नांवाने यहूद्यांविषयी लिहा, आणि पत्रांवर 
राजाची भोहर करा; राजाच्या नांवाने लिहिळेले लेख 
व त्यांवर झालेली राजाची मोहर कोणालाहि रद्द करतां 
यावयाची नाहीं. ९ त्या समयीं दिवान महिन्याच्या 
म्हणजे तिसऱ्या महिन्याच्या तेविसाव्या दिशी 
राजाच्या लेखकांस बोलावून आणिलें, आणि मर्देखयाच्या 
सांगण्याप्रमाणे इ्ाएलाच्या  अधिपतींस . आणि 
हिंदिस्तानापासून कूश देशापर्यंतच्या एकशे सत्तावीस 
परयण्यांचे अधिपति व सरदार यांस प्रत्येक प्रांतांच्या 
लिपीत व निरनिराळ्या लोकांच्या भाषांत आणि 
यहूद्यांस त्यांच्या लिपींत व भाषेंत खलिते पाठविण्मांत 
आले. १० मर्देखयानें अहरवेरोश राजाच्या नांवानें 
पत्रें लिहून त्यांवर रानाची मोहर करून तीं वेगवान 
सरकारी घोडे, खेंचरें व सांडणी . यांच्या स्वारांबरोबर 
डाकेनें रवाना केलीं. ११ त्या पत्रांत सर्व. नगरांच्या 
यहूद्यांस परवानगी दिली. होती कीं तुम्ही एकवट 
होऊन आपल्या प्राणांचे संरक्षण करण्यास उभें 
राहावे आणि ज्या ज्या प्रांतांतीळ लोक जबरदस्त 
होऊन तुम्हांस, तुमच्या स्त्रियांस व तुमच्या मुलां- 
बाळांस उपद्रव देऊं पाहतील त्यांचा विध्वंस, संहार 
व नायनाट करावा व त्यांची धनसंपत्ति लयवी. 
१२ हें सवे एकाच दिवशीं बाराव्या म्हणजे अदार 
महिन्याच्या त्रयोदशीस. अहरवेरोश राजाच्या सर्वे 
प्रांतांत करण्यांत यावें. १३ फर्मानाची नक्कल प्रत्येक. 
प्रांतांत प्रसिद्ध व्हावी; आणि त्या दिवशीं आपल्या 
शत्रूंचे उसने फेडण्यास सवे यहुद्यांनी तयळ व्हावें 
असें सर्वे लोकांस जाहीर करण्यांत आळे. १४ डाकेच्या 
स्वारांनी सरकारी वेगवान घोल्यांवर स्वार होऊन 
राजाज्ञेप्रमाणे त्वरेने दौड केली; . हा हुकूम झदान 
राजवाब्यांतून सोडण्यांत आला. १५ मग मखय 


५२३६ 


ए्स्तेर 


भ० ८४ १५-९४२० 





निळ्या, पांढऱ्या रंगांची राजकीय वसे लेऊन, डोक्यावर । नाहीं. 


सोन्याचा मोठा मुकुट ठेवून, व तलम सणाचा व जांभळ्या 
रंगाचा झगा घाळून राजासमोरून निघाला; तेव्हां 
शहडान नगरचे लोक आनंदाने जयघोष करूं लागले; 
१६ आणि यहूदी लोकांस उल्लास, आनंद व मान हीं 
प्राप्त झालीं. १७ ज्या प्रांतांत व ज्या नगरांत राजाची 
आज्ञा व फर्मान. जाऊन पोहंचलें तेथल्या यहूद्यांस मोठा 
हषे झाला आणि त्यांनीं भोजनसमारंभ करून तो 
मंगलद्‌न म्हणून पाळिला; आणि त्या देशचे 
लोक यहूदी झाळे, कारण त्यांस यहुद्यांचा 
धाक बसला. 
१ अदार जो बारावा महिना त्याच्या त्रयो- 
९ दक्षीस राजाची आहा व फमोन अमलांत येऊन 
यहूदी लोकांवर वरचढ. होण्याचा आशेचा दिवस 
समीप आला तों सवे उलट होऊन यहूदी लोक 
आपल्या वैर्‍यांवर. वरचढ झाले; २. आपणांस उपद्रव 
करूं पाहणाऱ्या वैऱ्यांस हात दाखवावा म्हणून अह- 
इवेरोश राजाच्या सवे प्रांतांतील यहूदी लोक आप- 
आपल्या ग्रांवी एकवट झाले; त्यांच्याशीं कोणासहि 
सामना करत्रेना; त्यांचा सवे लोकांस धाक बसला. 
३ प्रांतांचे सरदार, इलास्यांचे अधिपति, प्रांतंचे 
अधिपति व॒ राज्यकारभार चालविणारे सर्वे जा 
यांनीं यहूद्यांस कुमक केली; त्या सर्वांस मर्देखयाचा 
धाक बसला होता. ४ मर्दैखयांचा राजदरबारी मोठा 
मान असून त्याची कीर्ति सवे प्रांतातून पसरली होती. 
मदेखयाचा महिमा उत्तरोत्तर | 
५ इकडे यहूदी लोकांनीं आपल्या सवे शत्रूंवर तरवार 
चालवून त्यांचा वध व विध्वंस केला; .मनास येईल 
तसा त्यांनी आपल्या विरोध्यांचा समाचार - घेतला. 
६ झन राजवाड्यांत यहूदी लोकांनीं पांचशे लोकांचा 
वध करून त्यांचा धुव्वा उडबिला. ७ पर्शन्दाथा, 
दलफोन, अस्पाथा, ८. पोराथा, अदल्या, अरीदाथा, 
९ पर्मरता, अरीसई, अरीदय व वैजाथा, १० हे 
यहूद्यांचा वैरी हामान बिन हम्मदाथा याचे दहा 
युत्र त्यांनीं ठार केले, पण लटीस त्यांनीं हात लाविला 


वाढत: गेला. 


११ त्वा दिवशीं शशन राजवाण्यांत ज्योचा 
वघ झाला त्यांची यादी राजाकडे आणिली. १२ तिव्हां 
राजा एस्तेर राणीस. म्हणाला, गहूद्योनी शन .राज- 
वाड्यांतले पांचशे पुरुष व हामानांचे दहा पुत्र भारून 
त्यांचा फडशा उडविला आहे; मग . राज्याच्या इतर 
प्रांतांत त्यांनी काय केलें असेल तें कोणास. ठाकंक ! 
आतां आणखी . तुझा कांही अजे आहे काय? तो 
मंजूर होडेल; आणखी कांहीं मागणें आहे काय १ 
त्याप्रमाणें करण्यांत येईल. १३ एस्तेर म्हणाली, 
राजाची मर्जी असल्यास आजच्या हुकमाप्रमाणें 
उद्यांहि करण्यास झडडान येथील यहूद्यांस मुभा असावी 
आणि हामानाच्या दह्या पुत्नांस फाशी देण्याच्या खांबावर 
लटकावावे. १४ त्याप्रमाणे करण्याची राजाज्ञा झाली; 
शह्नन येथून फमोन निघाले व लोकांनीं हामानाच्या 
दहा पुत्रांस फासावर लटकाविलें. १५ झडडान थेथील 
यहूद्यांनी अदार महिन्याच्या चतुर्दशीसहि. एकवट 
होऊन झडडान येथीळ तीनशे पुरुष मारिले; पण त्यांनी 
छटीस हातं लाविला नाहीं. १६ राज्यांतील निरनिराळे 
यहूदी एकवट होऊन आपला प्राण बचावण्यास उभे 
राहिळे; त्यांनी आपल्या वैर्‍्यांपँकी पंचाहत्तर हजार 
लोकांचा संहार केला व ते वैर्‍्यांपासून विसावा पावले; 
पण त्यांनीं ठटीस हात लाविला नाहीं. १७ अदार 
महिन्याच्या त्रयोदश्लीस हें घडलें; त्यांनीं चतुर्दक्षीस 
विश्रांति घेऊन तो दिवस मेजवानीचा व आनंदोत्सवाचा 
ठरविला; _ 9८ पण झडान येथळे यहूदी तेरावा 
व चौदावा अशा दोन दिवशीं एकवट झाले 
आणि पंधराव्या दिवशीं त्यांनीं विश्रांति घेऊन तो 
दिवस मेजवानीचा व आनंदोत्सवाचा ठरविला. 
१९ यास्तव ग्रांवकूस नसलेल्या गांवांत राहणारे. 
गांवढेकरी यहूदी . अदार महिन्याची चतुदेकी. 
आनंदोत्सवाचा मंगलदिन व एकमेकांस भेटीचीं ताटे 
पाठविण्याचा दिवस ठरवून पाळितात. न 
२० मंग मर्दखयानें हें सर्व वृत्त लिहून काढिळें आणि . 
अहरवेरोश राजाच्या दूरच्या व जवळच्या सवे प्रांतां- 
तील यहूदी लोकांस पत्रें पाठवून येणेंप्रमाणें फमोबिळें: 


५३७ 


शै» ९४॥२१--१०४३ 


एस्तेर 





२१- अदार शहिन्याचा 'यौदावा ब पंथरावा हे दिवस 
वर्षोवषी पाळीत जावे; २२ या दिवशीं महूययांस आपल्या 
शत्रूंपासून निसावा आत्त झाला, या महिन्यांत दुःख जाऊन 
आनंद झाला,. आणि शोक जाऊन शुभदिन प्रास. झाला 
.म्हणून तो पाळावा; हे. दिवस ' आनंदोत्सव. करण्यांत 
एकमेकांस भेटीची ताटे पाठविण्यांत वे गोरगरिर्वास 
दानभमे करण्यांत घालवावे. २२ यहूदी लोकांनीं आरंभ 
केला. होता. त्याप्रमाणे .व. मदेखगानें त्यांस लिहून 
पाठविलें होतें. त्याप्रमाणें यहुययांनीं संप्रदाय चाळ करण्याचें 
कबूल. केलें; २४.. सवे यहृद्यांचा विरोधी 'अगागी 
हामान जिन हम्मदाथा यानें महूर/चा बिष्वंस करण्याचा 
'संकल्प केला -असून त्यांचा पूर्णपणें नायनाट . करण्या: 
साठीं त्यानें पूर म्हणजे विठ्या टाकिल्य़ा होत्या; २५ पणं 


झाले. २६ यास्तव पूर या शब्दावरून त्मा दिवसास 
'सुरीम हें नांव पडळें. या पत्रांतील मजकुरावरून 'आणि 
त्यांनीं स्वतः. या. बाबतींत जें पाहिलें. होतें आणि त्यांजवर 


शन 
म ही: 


अधिकाराने फमोन लिहिलें. ३०. त्याच्या नकला मर्द 


सर्व . यहृद्यांस लिहून पाठविल्या; त्यांत : शांतिप्रद सत्य 
वयनें होतीं;. ३१ ह्या पत्राचा आशभ असा होता की 
पुरिमाच्या नेमळेल्या समयीं मदेखय ब एस्तेर राणी यांच्या 
आल्ञेप्रमार्णे आणि यहूदी लोकांनीं स्वतःसाठी व आपल्या 
वंरजांसाठी केलेल्या 'ठरावाप्रमाणें उपवास व विठाप 
करण्यांत यावा. २२ पुरिमाच्या संबंधाचा नियम एस्तेरेच्या 


| आहेनं मुकतर झाला, आणि हें मंथांत लिहून ठेवलें. 


9 अहरवेरोश राजानें देशावर व ससुद्रा 


। १७ ठृगतच्या बेटांवर खंड बसविला. २ त्याची 


सामर्थ्याची व पराक्रमाची जीं कृत्यें त्यांचीं 
आणि मरददेखयास राजार्ने महतीस चढविल्याची सादेत 
हकीकत मेदी व. पारसी यांच्या इतिहासाच्या ग्रंथांत 
ठिहिठळी आहे, नाहीं काय £ ३ मर्देखय यहूदी 
याचा दर्जा अहरवेरोद राजाच्या खालोखाल होता; 
यंहूदी लोकांमध्यें तो फार थोर होता; त्याच्या बांघव- 
समुदायांत त्याची मोठी मान्यता असे; तो आपल्या 


- | लोकांचें कल्याण . करण्यास झटे व आपल्या सवे 


ळोकांचें कुझळ कसे होईल याकडे त्याचें लक्ष असे 


ष्श्ट 


सं्येइतक्या '“बलीचें हवन करी; कारण तों म्हणे 


कौःन जाणों माझ्या गनी पाप “केलं असेल 
१.7६ एंक दिवस असा आला 'क्रॉ. त्या: द्क्शीं 
परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिळे, व त्यांच्यामध्यें 


डरेयोब याच्याकडे तुझें लक्ष गेळें आहे काय १ भूतलावर 
त्याच्या तोडीचा सात्विक, सरळ; ' देवाला .- मिऊन 
वागणारा व पापापासून - दूर्‌ राहणारा असा. . दुसरा 
कोणी नाहीं. ९ सैतानाने. परमेश्वराला उत्तर दिलें कीं 
हैेयोब “देवाचें मय काय फुकट बाळगितो £ १० तो, 
त्याचें घर व त्याचें सवेस्व यांभोंवतीं तू कुंपण घातलें 
आहे. ना : तूं त्याच्या हातास यशःदिळे आहे ना? व 


आंणिः 
आपल्या मनानें. देवाचा अव्हेर” केला. असेल: असा 
देवपुत्र 


हड 
) । 


शरुटक् 
६.) 


बृ 
वळ कौ 
श्र 


आ... 
12 
न ध “क 


शर 


दिं 


वाऱ्याच्या. सोसाठ्यार्ने -त्या धरराचे चारी कोपरे हादरले; 
त्यामुळें. तें घर त्या. तढूण मंडळीवर कोसळले; आणिं 
तीं. सगळी मरून: गेलीं; हें तुला. सांगावयास... मीच 
एकटा . निभावून आलों आहें. २० तेव्हां इयोबाने 
उठून आपत्य झया -फाडिळा, :आपलें डोकें संडिळें, व 


देशांत त्योचे अन बुद पातर खाहेना ९ ११ दू.| मुईवर : पालथे पडून: देवाला. दंडवत . . घातरें. 


आपला हात पुढे करून त्याच्या -सवेत्वास लावून तर 


२१ तो.म्हणाला, 


५३५ 


भ«० १५२१-३९ 





स्री मातेच्या उद्रांतून नभ आलों. 


आणि ..तंसाच: जेथून नम आलों तेथें परत जाव: 


याचा आहें 
परमेश्वराने दिले, आणि परमेश्वराने नेलें 
- .थन्य फ़केधरष्वे नाम ! 


दळे:.. ह्या: शवे असंगत -इयोबाच्या::- हातून प्राफ झालें 
नाही;.:ब: अनुचित कृत्य" केल्यत्त्र अत्ोप त्याने देकानर ! 
॥ प्रत्येकाने आपल्या झगा फाडिला . आणि आकाशाक्रडे धूळ 
) उडवून त्यांनीं ती. आपल्या डोक्यांत. घातली. १३: ते.सात 
- | दिवस व: .सात- रात्री. त्याजबरोबर जमिनीवर ..अ्रसद्धे; 





सै१ इेयोबाचे तिघे मित्र अलीफज तेमानी, बिल्दद 
झेही, व सोफर नामाथी हे. त्याजवर आलेल्या अरिष्ट 
विषयी ऐकून आपआपल्या ठिकाणाहून निघाले; इयोबा- 


| कडे आपण मिळून जावें व त्याच्या सँकटाबद्दल खेद 


प्रदार्शित करून त्याचें समाधान करावें. :असा. त्यांनीं संकेत 
केला. १.३ त्यांनीं हैयोबास दुरून: न्याहाळून प्राहिळें तों 
तो... त्यांस ओळखितां येईना, मग्र ते मोठ्यानं रडले. 


हिळा; । त्यर्चे-- दुःख: फार आरी . आहे . असें .पहून:, कोशी 


क्झरिेममझा. सेत्रक: रेयोय. वाकडे -हुहे लद गे ।-ये. 
आहेः कार्ये ? भूतलावर त्यांच्या तोझीभा सातिक, सह्ळः) :: 

वेकाला;नॅमडिनः वासंणारा_-यु:* पापापासून: वर. राहभ 
असा" म्हतरा कोणी :प्राहीं; त्याचा, किंकारण- नाग करन 


1.19 नियाविळें, तस: तो'>यापल्या:सत्वीला 
ह':राहिरा आहे. ..सेतोनाने परमेश्रसेत कतर 
कळे-रजचेसांठी 3कचा:-! : ममुष्य,' आपल्या: प्रानासाठ् 
आपरे. रवस्व:- देईल ५. तूर 3आपत्य,: हांत: पुढें, कशन 
त्याच्या होडोमांसास? खावून :तर पाहा; म्हणजे'त्तो तुझ्या 
तोंडावर तुझा. ' अव्हेर: करील: - ६ परमेश्वर: सेताला क 






म्हाला; पाहा, तो. सुह्या हाती आहे, त्याची: माणेह्यत्रि ] - : 


मात्र- फर तको ७. मग? सेतानः: परंमेश्वरासमोरूत 
गेल्ं;.. आणि"त्मॅनि* हेयोबास* मोठमोड्या गळवानी-नख- 
शिखांत अतिशय  पीडिळे. :2 'हुयोबाने “जांवले* अंग 
खाजविष्यांसाठी एक: साफदी वितली; .:आणि- तो. जाऊन 


राखेत. बसला. ९. तेव्हां; त्यांची क्ली. त्याला म्हणाळी. . 


तुम्ही अजून सत्व धरून राहिलां आहां काय ? देवाचें नांष॑ 


सोहून द्या आणि मरून जा. १० तो तिला म्हणाला, तूं | - 
घर्महीन॑ लरियांप्रमाणें बोलतेसः देवापासून सुखच. घ्यावें, 


आणि दुःख घेकं नये..क्राय १-ह्या सर्वे प्रसंगी देयोयानें 
आपल्या बाचेनें कांहीं पाप केलें नाहीं. - 


ख-२ | त्याच्यह्षीं एकहि शब्द बोलला -नाही 


/ पे. 'नंतर हेसोगाने.:. तोंड. उघडून, आपल्या 
“जन्मदिनस्राळा श्र -दिला..२ इग्रेब: म्हाला, 
४३ मी जन्मलो ते-द्रिवस*जळो ! 
१5८ पुकषगर्भ राहिला. अते जी. ; रात्र: म्हणाली ती: जुळोः.; 
भीड-तोःदिवस :अंधारक्षेवो;-...... : :, 
इश्वरज्या दिवसाची-शिया नःकुसे. 
त्यांवर प्रकाश न पडो. ::. 
क-अंघकक व मत्युच्छाया हीं... त्याला आपड़ा :आप्त 
: तोःदिस सरभ्राच्छादित होवो;  ::» ४-८: 
दिषसासःजे. काळोखी आणितें तें . सर्वे :ह्यांळा :-भम- 
स्काय ती राज ! काळोख. तिला पछाडो!-. . 5८: 
र: >च्षीच्या दिनमालिकेत ती आनंद न करो: व 
०9:पाहा..! ती रात्र निष्फळ असो; . तत 
तींत आनंदेधोषाचा प्रवेश न होवो. 
< दिवसाला. शाय. देणारे, लिव्याथानाला चेतंविण्यांत 
: __ निपुण असणारे 
तिला शाप देवोत. कर 
९ तिच्या प्रभातसमयींचे तारे अंधकारमय होवोत 
१ससुद्रांतला राक्षस . ी 





द्र 























व "ती प्रकाशाची अपेक्षा-करो, पण-तो 'तिला*न मिळो; | . त्यांस अत्यानंद होतो.  . 
विला उधानेत्रांचें दर्शन-न घडो; .. 1२३ ज्या पुरुषाचा मार्ग गुप्त आहे. 
वड कारण तिनें साया :' मातेचे :- मभोशयद्वार .ब्रदे। ज्याला देवानें कुंपण करून. कोंडिटें आडे! 
केले-नाही,. “. - £ ह व अशाला प्रकाश कां प्राप्त होतो. ८ ::- 5: 
दुःख माझ्या डोळ्यांभाड-ठेविलें. नाहीं. : : : . | २४ मला तर अन्नाऐवजीं उसासे प्राप्त. देत: आहे, 
११ मी गर्भाशयांतच कां नाहीं मेलो 2 “:: - . _ माझा आक्रोश जलघारांप्रमाणे बहत. आहे... .: 
गर्भाशयांतून निघतांच:माझा"प्राण-कां नाहीं गेल £ 1 २५ मला कशयाचीहि भीति वाटली तर्‌. तेंच..मज- 
१२ मांख्यांनीं माझ्य स्वीकार कां केळ 1 >. . - वर येतें 

मीं चोखावीं म्हणून स्तनांनीं.. माझा. स्वीकार कां,  कशानेंहि मला थरकांप झाला. त्र--तेंच मजवर येते. 
केला|. ८. २६ स्री निववित, स्वस्थ व विश्रांत नाही, ../_र्‍_ 









३३'केला नसता तर मी. झाल... पडून. खस्थ. राहिलों | तरीं देखील मला आणखी केश प्राप्त होते झडे, 
मी निजलो असतों, मी. विसात्रा.पावर्लो असतों; 

१४ आपणांसाठीं शन्य, मंदिरे -बांधणारे 
भूपति ब मंत्री यांजबरोब्रर्‌.... 


, १ मग अलीफज. तेमाची. म्हणाला: 
। छे सठुनशी मी.कांहो, बोठजेंतत्र तुला वाईट 


नाहीं ना वाटणार १ 





१५ सोन्याचा संचय करणारे,..... ग ण ., . |. तरी बोलल्यबांचून- कोणाच्यानें राइवेळ 
आपर्ली घरें : चांदीने ठेवणारे... सरदार 1. ३ पाहा, तू बहुत जनांस शिक्षण दिले आहे, 
यांजबरोबर मी विसावा. असतो ब “आणि दुदेळ हात. सबल केले आहेत. . 
१६-अकाल़ी पतन, पावलेल्या. यत. गंभासारर्रा, ::.  . ।: ४ :तुझ्या शब्दांनी ठेंचाळत असलळेल्यास:श्रीर- दिळा -आहे, 
प्रकाश .कधीं..न, पादिलेल्य़ा., अर्भकांसारखा.मी, - १.,.:८:ळटपटणारे गुडघे तू.स्विर.केले. आहेत; ..... 
असतो... "70. _ अ “७ पण तुजवर प्रसंग आला असतां तू.कष्टी होतोस 
तुल्य दुःखस्प्श झाला म्हणजे तूं घाबरतोस, 





६ तुझ्या देवभक्तीचा तुला आश्रय आहे ना १ 


श्रांत विश्रांति पात्रतात. . 
तुझ्या सात्विक आचरणावर तुझी. आशा आहे.ना १ 


१८ तेर्थे बंदिवान एकत्र निर्थित राहतात; 
वेठीस लावणाऱ्याचा शब्द त्यांच्या कानी पडत 
नाहीं । 
१९ तेथें लहानथोर समान असतात, 


दास आपल्या 'घन्यापासून मोकळा असतो. न 
२० विपन्नाला प्रकाश काँ मिळतो? ८ माझ्या. पाहण्यात तर असे आहे की जे.अधमीची 
जे मनाचे दुःखी त्यांस जीवन कां प्राप्त होतें नांगरणी करितात 
२१ ते मृत्यूनी उत्कट अपेक्षा करितात. च दुःखाची पेरणी करितात, . 
पणतो येतनाही; च ते तशीच, कापणी करितात. 
गुप्त निधीसाठी खणणाऱ्यापेक्षां ते मृत्यूच्या - ५ देवांच्या श्वासाने ते विल्य पावतात, 
" _ प्राप्तीसाठी अधिक खटाटोप करितात. त्याच्या कोघाच्या फुंकरानें ते.नाहींतसे होतात. 


२२ त्यांस शवगर्ता प्राप्त झाली म्हणजे ते हर्ष करितात, | १० सिंहाची ग्रजना . खुंटते, विक्राळ सिंहाचा 
५४१ ी - 


8६१५-१४ 
| 


नाद खुंटतो, 





रण सिंहाचे दांत:उपटळे आताते. वन्य 


द सिह भव्य न मिळाल्यामुळे भरतो. 
सिंहिणी'चे. पेटे चोहीकडे पांगतात. 
- १२ एक सुत्त गोष्ठ मला कळली,  “* ' 
माझ्या कानी तिंची गुणगुण आली. न 
१३ रात्री भनुष्ये निद्ठावश होतात अशा समयी 
:.. मला. दृष्टांत. होऊन मी विचारलहंरींत . मभ 
झालो असतां, 
१४ मुला -भीति प्राप्त होऊन मी थंरंथरां कांपूं छगलो. 
: सोशी. होड लंटलटूं लागलो. 
१५:माझ्या. तोंडाजवळून वायुस्वरूपी असा कोणी गेला. 
तेव्हां माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहिरे 


१६.तो तेथें उभा राहिला, पण त्याचा आकार मळा । 


नीट दिसला नाहीं; . 
तरी माझ्यासमोर काही आकेति- होती; 


मी मंद-चाणी ऐकली की २ जव 


१७ मरते मानव दरापुढे धार्मिक ठरेल काय १ 7 
मनुष्य आपल्या उत्पन्नकर्त्यापुढे शुद ठरेल कॉर्य? 


१८.पाहा,. तोः तर ' आपल्या सेवकांचाहि. भरंवसा 


: ""पैवरीत नाही ) 
तो आपल्या 'दिव्यदूतीस प्रेमौद . केल्याचा ' दोष 
लावितो. 


:१५ तर मृत्तिकांूहांत जे राहतात. 1) सपा: 





सकाळपासून , संध्याकाळपर्यंतच्या अवकाशांते ते 
ठिन्नभिन्न होतात; . 

त्यांचा कायमचा नाशं..होतो. व. झोणी त्यांची 
परवा करीत नाहीं 


ण यमथवाआत्मागलाा 1 || 





ज्ञान्रात्तीविना ते. मरून .संतात. 

१ आतां हाक मारून'पांहा: 

क्रोणी तुला उत्तर देईल काय ? 

कोणा पवित्र जनाकडे तूं घाव घेक्षील ३ 

२ मूख तर चिंता करून-करून नाश पावती; 
वेडा मत्सरानें मरतो. * 

३ मीं मूढास मुळावलेले पाहिलें, 








__ पण लागलेंच मला त्याच्या वसतिस्थानांचा घिकार 


करावा लागला. पोले 

४ त्याचीं मुंलेंबाळें उद्धाराळा अंतरलीं आहेत. 
वेशींत त्यांचा चुराडा होतो; ' ' 
त्यांचा कोणी बचाब करणारा नाही. 

५ त्याचें पीक सुंबित लोक 'खाऊंन टोकितांत; 
कांठ्याकुठ्यांतूनहि तें ते काढून नेतात. 
सापळा त्यांच्या धनासाठीं आ पसरिती. 

६ 'कारण विपतति मातीतून निघत नाहीं. 


"|... आणि कड. भूमीतून उगवत नाही; __ 
।. ७ पण-ठिणग्या वर उडतात 


तंसे मार्च कष्ट भोगण्यासौठी जन्मास येतांतं. 
८ मीं तर ईश्वराचा धावा केला असता. 

मीं देवावर हवाला टाकिला असता. 

९ तो अतर्क्य महत्कृत्ये करितो 

तो. अगणित अद्भुत कृत्यें करितो. 

१० तो पृथ्वीतलास उदक देतो, 
शेतात पाणी पाठवितो. 

११ तो नीचावस्थ जनांस उच्च करितो; : 
शोकमभ: उन्नत होऊन सम्रद्धि पोततात. 

१२ तो धूर्ताचे बेत निष्फल कारेतो, .._.. 
त्यामुळें त्यांच्या हातून कांहीं कार्यसिद्धि होत नाहीं. 
१३ तो शहाण्यांस त्यांच्याच धूर्ततेने धरितो; ० 
कुटिलांच्या मसलतीचा तो त्वरित शेवट करितो. 


-ः तो दीनांस बलवानांच्या सुखरूपी तरवारीपासून, 


त्यांच्या हातून वांचवितो. 
१६ कंगालांस आरशा उत्पन्न होते, 
अधर्म आपलें तोंड बंद करितो. 
१७ पाहा, हेश्वर ज्याचें शासन करितो तो पुरुष धन्य; 
१८ कारण दुखापत. तो करितो आणि पटड्टीहि 
धाय तो करितो आणि त्याचाच हात तो 
बरा करितो. 
१९ तो तुला सहा संकटांतून सोडवील; 
सातांनीं तुला कांहीं अपाय होणार नाहीं. 
२० दुष्काळांत मृत्युपासून, .. युद्धांत॑ तरवारीच्या 
घारेपासून 


तो तुझा बचाव करील: - 
२१ जिव्हाप्रहार होऊं लागला म्हणजे तु लपविला 
जाझील; विनाश प्राप्त झाला असतां तूं त्यास 
डगमगणार नाहींस. 
२२ बिनाश व दुष्काळ यांस तूं हसशील; 
प्ूर्जे भय तुला वाटणार नाहीं. 
१३ मैदांनांतल्या पाषाणाशीहि तुझा स्नेह होईल; 
बनपट्यु तुझ्याशी सलोखा करितील, 
२४ तुझा डेरा शांतिसमाधानाचा आहे अक्षी तुला 
भप्रतीति येशैल; 
- तू. आपेल्या घरादाराकडे पाहशील तेव्हा. तुला 
कांही उणें नाहीं असें दिसून येईल. 
२७ तुझा वंश वृद्धि पावेल, 
जमिनीवरच्या हरळीसारखें तुझे संतान बाढेल, 
अते तुञ दिसून येईल. 
२६ हंगामाच्या वेळीं धान्याची सुडढी आणून ठेवितात, 
तसा तूं पुऱ्या वयाचा होऊन - कबरेंत जाशीठ. 
२७ पाहा, आम्हीं शोध करून पाहिळें तें हें आहे, 
हें तूं ऐकून घ्यानांत ठेव. 





भर ५१५--६: ष्र 





१ मग इयोबाने उत्तर केलें, 
२ कोणीं माझा खेद तोलावा, 
"माशी विपत्ति ताजव्यांत घालावी ! 
३ ती समुद्राच्या वाळूपेक्षां जड भरेल १ 
: म्हणूनच माझें बोलणें मर्यादेबाहेर गेलें आहे. 
४ सवैसमर्थांचे तीर माझ्या देहांत दिरळे आहेत, 
त्यांचें विष माझ्ता जीव शोषून घेत आहे; 
इेश्वराकडून आळेलीं संकटे मजविरुद स्य 
शाली आहेत. 
५ रानगाढवाला गवत. सांपडते तेव्हां तो ओरडतो 
काय १ । 
बेलापुढें चारा असतां तो इंबरती काय 
६ बेचव वस्तु मिठाषिबाय खातात काय १ 
अंड्याच्या पांढऱया बलकार रुख्रि असते काग-£ 
७ ज्या वस्तूंना मी स्पर्श करीत नसें 
त्या माझा किळसवाणा आहार झाल्या आहेत... 
८ माझें मागणें मला मिळते, 
माझें अपेक्षित इश्वर मला देता. 
९ शै्वराची मर्जी ठागून त्यानें मला शिरडिलें असतें 
आपला हात लांब करून मला छेदून टाकिले 


तर करिती बरें होतें! 
१० तशार्ने माझी शांति झाली असती; 
बेसुमार पौर्डेतहि मला हृषे बाटला असता; 
कारण त्या पवित्र प्रभूच्या बचनांचा मीं कभींहि 
विक्कूर केला नाही. 
११ माझ्यांत अक्षी काय शक्ति आहे कीं मी 
उमेद धरू 
माझा 'असा काग परिगाम होगार आहे की मी 
चीर धरूं £ 
१२ माझी. शक्ति पाषाणाच्या इतकी भाहे काय? 
. मह्या देह वितळेचा आहे. कास 


पके 


८६:५१२३-७:१० 


-_ मी अगदीं लाचार, निरुपाय बनलो असून 
:__ माझ्यांतलें कर्तृत्व अगदीं नष्ट झालें आहे ना १ 
१४ गलित झालेल्यावर दया करणें हा मित्रघर्म आहे; 
न केल्यास तो सर्वेसमर्थाचें भय सोडून द्यावयाचा. 
4५ माझे बांधव ओढ्याप्रमार्णे दगा देणारे झाळे आहेत; 
ते आटणाऱ्या ओहळाच्या पात्राप्रमाणें झाले आहेत; 
१६ ते ओढे वितळणाऱ्या बर्फाने गढूळ होतात. 
हिम त्यांत मिश्रित असतें 

१७ ते तापले म्हणजे आटून जातात. * 
उष्णता होऊं लागली म्हणजे ते जागच्या जागीं ! 
जिरून जातात. 

'८ ते भ्रमून भ्रमून सुकून जातात, 

वैराण प्रदें्यांत वाहून नष्ट होतात. 

१९ तेमाच्या प्रवाशांनी त्यांचा शोध केला; 
शबाच्या काफल्यांनीं त्यांची अपेक्षा केली; 
२० पण त्यांच्या आशेंची निरांशा झाली; 
तेथे पोंचून ते फजीत झाले. 

२१ तसें तुम्हीहि ग्रन्यवत्‌ झालां आहां. 

विपत्ति पाहून तुम्ही भ्यांलां आहां. 

२२ मला कांहीं द्या 

आपल्या संपत्तीतून मला कांहीं धर्म करा; 
२३ शत्रूंच्या हावून मला सोडवा; 

उपद्रव देणाऱ्यांच्या काबूतून मला मुक्त करा, 
असें कांहीं मीं तुम्दांला म्हटलें होतें काय? 
२४ माझी समजूत करा म्हणजे मी उगा राहीन; 
मी कोठें चुकलो हे मला समजावून सांगा. 
२५ सत्याची वाणी किती जोरदार असते ! 
तुमच्या वाक्‌ताडनाचा काय उपयोग? 
२६ तुम्ही शब्दाशब्दाला धरावयाला पाहेतां काय 
'.. निराश मनुष्याचे उद्गार केवळ वायफळ आहेंत. 
तुम्ही तर पोरक्‍यावर चिठ्या टाकण्यास 
व॑आपल्या मित्राचा क्रर्‍यविकय करण्यास चुकत 
नाही. 

२८ आता. मजकडे नीट पाहण्याची मेहरबानी करा. 
मी कांहीं तुमच्यासमक्ष सहसा लबाढी करणार नाहीं. 


५४४ 





$ 


9 | 


२९ पुनः वाद करा; कांहीं अन्याय होऊं देऊं नका. 


युनरपि बोला; माझी धार्मिकता पूवेवत स्थापीत 
होईल. 


३० माझ्या जिव्हेच्या ठायी कांहीं अन्याय आहे काय 


माझ्या तोंडाला अधमोची रुचि कळत नाहीं काय ई 
१ ह्या जगांत मनुष्याला कष्ट करण्याची मुदत 
ठेविली आहे ना £ 
एकाद्या मजुराप्रमार्णे त्याला दिवस कंठावे 
लागतात ना ६ 
२ आपल्याला सावलींत कधीं बसावयास मिळेल म्हणून 
दास उत्कंठित होतो 
मजूर आपल्या वेतनाची वाट पाहतो, 
२ त्याप्रमाणे निराशेंत महिन्यांचे महिने मला 
घालवावयाचे आहेत, 
कष्टांच्या रात्री माझ्या वांठ्याला आहेत. 
४ मी पडलो असतां म्हणतों, 
मी केव्हां उठेन ? रात्र केव्हां निघून जाईल १ 
दिवस उजाडेपर्यंत॑ मी एकसारखा तळमळत 
राहतों. 
५ माझा देह किल्थांनीं व मातीच्या ढेकळांनीं भरला 
आहे; 
माझी त्वचा बरी होते तों ती पुनः फुटून चिड- 
चिडते. 
६ माझे दिवस साळ्याच्या घोट्यापेक्षां त्वरित जातात. 
ते निराज्षेने निघून जातात. 
७ माझा प्राण केवळ वायु आहे. 
माझ्या डोळ्यांला पुनः कल्याण दिसावयाचें नाहीं, 
हॅ लक्षांत आणा. 
८ जो मला आतां पाहत आहे 
त्याच्या ढोळबांना मी पुनः दिसणार नाही; 
तुझे नेत्र माझा शोध करितील पण मी नसणारि. 
« मेष ज्याप्रमाणें बितळून नाहींसा होतो, 
तता अघोलोकांत जाणारा परत वर येत नाहीं. 
० तो पुनः आपल्या घरीं येणार नाहीं, 
त्याचें स्थान त्याला पुनः ओळखगार नाहीं. 


गअ« ७५११--८४१४ 





डर १ यामुळें मी आपलें तोंड आटोपणार नाही; 
मी.आपल्या मनात्या खेद उघड करून सांगोन 


करीन 
१२ मी काय सागर किंबा ससुद्रांतला राक्षस आहें 
म्हणून तूं मजवर सक्त नजर ठेवितोस ! 
३ माझा बिछाना मला शांति देईल, 
माझा पटंग माझा खेद कांहीं हृलका करील असें 
मी म्हणतों. 
१४ तेव्हां तूमला स्वमें पाहून घाबरे करितोस 
मला दृष्टांत दाखवून भयभीत करितोस 
१५ म्हणून माझा गळा दाबून मला मारिळें तरी माझ्या 
__ जिवास पुरवेल; 
माझ्या या अस्थिपंजरापेक्षां मळा मरण पुरवेल. 
१६ मला आपल्या. जिवाचा बीट. भाला आहे; सर्वकाळ 
. माझें नांव सोहन दे, कारण माझे दिवस श्वासवत्‌ 
' आहेत. 


१७ भानव तो काय कीं तू त्याला थोर मानावे, 
आपलें चित्त त्याजबर ठेवावें, 
१८ रोज सकाळीं त्याचा समाचार घ्यावा, 
_ व क्षणोक्षणी त्याची कसोटी पाहावी £ 
१९ तूं मजवरची आपली नजर काढीत नाहींस, 
:. आवंढा घोटावयालाहि अवसर देत नाहींस, 
' असें कोठवर चालणार £ १." 
२० हे मानवरक्षका ! मी पाप केलें असलें तर त्यांत 
,__ तुझे काय गेलें १ 
तूं मला आपलें निशाण का करून ठेविलें आहे 
: मी आपणाला भार मात्र झालों आहें. 
२१ तूं माझा अपराध कां क्षमा करीत नाहींस £ 
माझ्या ठायींचा दोष कां घालवीत नाहींस? 
आतां तर मी धुळींत पहून राहणार 
: दू मात्ता पुष्कळ शोध करिश्ील फ्ण मी नसणार 
३५ 


३ देव निर्णय विपरीत करील काय£' 
ओ सर्वसमर्थ तो..न्याथ्यता विपरीत करील काम! 
४ तुझ्या मुलांनी त्याच्याविरुद्ध पाप केलें, 
म्हणून त्यानें त्यांस त्यांच्या अपराघांचें फळ भोगा 
बयास लाविलें आहे. 
५ जर तूं देवाचा घावा केला, 
करणा भाकिठी, 
६ तूं शुद ष सरळ भसलास, . 
तर खात्रीनें तो तुझ्या हितास जागेल 
तुझा निर्दोष निवास यथापूर्बक करील. 
७ तुझा आरंभ अत्प असला 
तरी तुझा शेवट समदीचा होईल. 
८ मागल्या पिढीच्या लोकांस. विचार, न 
त्यांच्या वडिलांनी जो शोध लाविला त्याकडे लक्ष दे. 
९ ( आपण तर कालचे. रभ 
आपणांला कांहीं अनुभव नाही, .. । 
कारण पृथ्वीवरचे आपरे दिषस छायारूप आहेत; ) 
१० ते तुला दिकविणार व सांगणार नाहींत काय £ 
ते आपलें हहत तुला कळविणार नाहींत काय १ 
११ लव्हाळा चिखलावांचून वाढतो काय ? 
लव्हाळा पाण्याबांचून उगवतो काय£ 
१२ तो हिरवाचार असून कापलाहि नाहीं. 
तरी तो शतर सर्वे प्रकारच्या हिरवळीच्या अगोदर 
खकून आतो. . - 


1 १३ देवास क्सिरून जागार्‍्यांची गति अक्षीचं आहे; 


भक्तिहीनाची आशा मावळते. | 
१४ त्याच्या आशेचा भंग होतो; . 
- ल्यावर . त्याची समिंस्त असते तें. कोळ्याच्या . 


५४५ 





क्य "८४१४-९२ ी शयोष 
जाळ्यासारखें ठरतें. न ८ तोच आकाशमंडळ वित्तारितो, न 
१५ तो आपल्या घरावर टेकला असतां ते टिकावयाचें तो. समुद्राच्या पवेतप्राय लहरींबरून चालतो. 
नाही *. | ९ त्यानेंच सप्त*्वरषि, म्रमशीषे, कृत्तिका, 


त्यानें ते घट धरिळें असतां ते स्थिर राहावयाचे 


१७ त्याची मुळें खब्यांच्या राशींना वेष्टितात, 
तो खडकाळ जमिनींत शिरतो. 
१८ त्याला त्या जागेतून उपटून नष्ट केलें 
तर ती त्याची ओळख टाकून म्हणेल, 
मीं तुला कधीं पाहिलें नाहीं 
१९ पाहा, त्याच्या जीविताचा हांच काय-- तो आनंद ! 
त्याच्यामागे असेच दुसरे. जमिनींतून उगवतील. 


३ तो देवाशी वाद करूं लागला. 


तर हजार ' गोष्टीतल्या एकीचेंहि. उतर त्याला देतां | 
येणार नाही. 


४ तो मनानें सुज्ञ व सामर्थ्याने प्रद आहे; 
त्याच्याशी विरोध करून कोंग टिकला आहे? 

५ तो पर्वतांस नकळत अचानक हटवितो, 
तो आपल्या कोघानें त्यांस उल्थूने टाकितो. 

६ तो एव्बीस कांपवून तिला. स्वानजष्ट करितो, 
तिचे आधारस्तंभ थरारतात. भं - 

७ त्याची आज्ञा. झाली असतां तूर्य उगवत नाही; . 
तो-तात्यांस मोहरबंद करितो... 


७४६९ 


व दक्षिणेकडील नक्षत्रमंडळें उत्पन केली, 
१० तो अतर्क्य महत्क्त्ये, 
अगणित अद्भूत कृत्यें करितो. 
११ पाहा, तो माझ्याजवळून जातो तरी मतला. दिसत 


प .नाहीं; 
तो निघून जातो तरी तो माझ्या दृष्टीस 
पडत नाहीं. 


१२९ तो हिसकावून घेऊं लागला तर त्यांचा हात 


कोण घरील १ 
तू हें काय करितोस, असें त्याला कोण म्हणणार ? 
१३ देव आपला कोघ आवरीत नाही; 
राहोबाचे सहकारी त्याच्यापुढे दबून आतात. 
१४ तर मी त्याला उत्तर दावे, 
आणि शब्दांची योग्य निवड करून त्याच्याशीं वाढ 


करावा, 
असा मी कोण आहें 

१५ मी निर्दोष असतों तरी त्याला मी उत्तर न देतों. 
त्या माझ्या प्रतिवाद्याची मी विनवणी करितों. 

१६ मीं घावा केला असता तर त्यानें उत्तर दिळें असतें; 
तरी त्यानें माझें ऐकरळेच अश्ली माझी खात्री 
झाली नसती. 

१७ कारण तो वादळानॅ*माझा चुराडा करितो, . 
विनाकारण मला घायावर घाय करितो. 

१८ तो मला श्वासहि घेऊं देत नाही, 
तो मला छेझानें व्यापून टाकितो, 

१९ बलवान्‌ कोण? असा प्रश्न निषाल्यास तो म्हणतो, 


- १ अ० २६:१२ पाहा. 





२०-१७११३.. 


त जाझ 


मी. निर्दोष असलों तरी तो मला दोषीच ठरवील. । २४-तो मजबरला सोटा दूर करो. 
१:सी. ::निंद्रीष आहे . तरी माझें : मत्जः “कांहीं त्याचा घाके मला घाबरे नं करो 


कळत नाही; । - -____ ३५ म्हणजे मी त्याजशीं-बोळेन, त्याला 'मिकार ताही. 
माझा जीद मला नकोसा झाला आहे... .... .. |: > कारण-मी. आपणह तसा समजत नांही. 
२२ हँ कसेंहि. असो, एकून एकच; म्हणून म्री“म्हणतो, | “अ ..१ झाल्या. आह्म्याला जीविताया कॅटाळे, 
देव निर्दोष्याचा तसाच दुष्टाचाहि नाझ-करितो. ६५ आला आहे. 
२३ अकस्मात. अरिष्ट येऊन संहार होत असतां ्् मी :आपलें गाऱ्हाणे एकसारखे चाळ. ठेवीन! 
तें निदोष्याच्या संकटाला असतें. माझ्या जिवाला केश होत. आहे म्हणून मी 
२४ परथ्वी दुष्टाच्या हातीं दिली आहे, . “> बोलेन. 
देव तिच्या शास्त्यांची सुखें झाकितो; . .. २ मी देवाला म्हणेन, मला दोषी लेख नको 
ही त्याची करणी नव्हे तर दुसऱया कोणाची ६ तूं मजशी विरोध कां करितोस हें मला सांग 
२५ माझे दिवस जासुदाहून त्वरित जात-आहेत; ३ तूं मला छळितोस 
- ते पळत. आहेत,.. त्यांत. कांही कल्याण दिसत | आपल्या हातच्या. घढंळेल्या वस्तूस तुच्छ लेखून 
- दु्ंच्या म्रसलतील्ग. प्रस होतोस, . 
२६ ते वेगवान तोरवांसाखे, .  . | हें तुला उचित वाटतें काय-£ 
आपल्या भक्ष्यावर झडप . धालणार्‍्या . गरुढासारखे | ४ तुला बंमेचक्षे आहेत काय? जा 
_ निघून जात आहेत. > तुझी दृष्टि.मत्ये मानबाच्यासारखी आहे काय १. 
२७ विलाप करण्याचें मी. बिसरावें ५ तुझे दिवस मत्ये मानवाच्यासारखे, ... त 
सुखाची खिन्नता सोहन उा्यसी दिसावे तुझी वर्षें मनुष्याच्यासारखीं आहेत; 
असें मीं मनांत आणिले, > ६.म्हणून-तं. माझा अधर्म शोधितोस. 


२८ तरी माझ्या ह्या. सर्वे दुःखांनीं .सी. घाबरून जातों. | माझें पाप हुढकितोस काय! 
वु. मला निर्दोषी ठरविणार नाहींस हे. मला | ७ तुला तर' ठाऊक आहेच कीं मी दुष्ट नाही; 


ठाळक आहे... ऱं - तुह्या हातून सोडविणारा कोणी नाही. 

२९ मी दोषी ठरणारच; - :_ -:. ८ तुझ्या दातांनी मला घडिलें आहे; 

- तर मग मी हा व्यर्थ खटाटोप कां करूं £ त्यांनीं सर्वतोपरी म्या बनबिळें आहे, 
३० माझें अंग बफोनें घुतलें, दरी तूं माझा नाझ करीत आहेस. 

माशे हात खारानें स्वच्छ केळे, . . - ९ तू. मला. मातीच्या घच्याप्रमाणें घडिळें आहे हें 
३१ तरी तूं मला खाद्यात टाकिक्ील, .. : मर्नांत आण 

माझी बस्रे देखीळ माझा धिक्कार करितील *- तर पुनः मला मातीस मिळवू पाहतोस काय? 
३२ मीं त्यांजशी वाद करावा, : 4 क... १० तूं मला दुधासारखें ओतून 

आम्ही एकमेकांत लढा साजदावा, ... दह्याप्रमाणें विरजबिळें नाही काय. र 

असा तो माझ्यासारखा मानव.नाही. ..  ... . |.११ त्वचा ब मांस याचे पांघरुण तूं मला घातलें 
.३३ आम्हां दोषांवर हात ठेवील, .. . अस्थि व स्नाहु- ओोहेन बरला बनविले, 


___ असा_ कोणी मध्यस्थ. आम्हां उभयतांमध्यें . नाही, | १२. तूं मल:जबन दिळें.ब मजवर प्रसाद केश 
१ मुलांत; तरकाळ्यांच्यातार्‍वांसारखे 1. पत्त्या निगेनें माझा प्राण सुरक्षित राहिला. 


पश 


ही क ती शैयोब 


१२ तरी. तू. आपला हाः उददेश मनात :लंपवूभ ठेविला; | 
तुत्यां मनांत काय. होतें तेः भाता. सटा सभलें 
वुडे'्मी/ अप केळे तर ते ध्यानांत तेचून न्ती 





चहाचाळ खरा ठरावा काय 
३ तुह्या वटवेटीनें लोकांची तोंडें बंद होताल काय £ 
तू निंदा करीत असतां तुला कोणी फजीत करा- 


. . झाह्या अधरमीची ते. मख खाकी करणार भाहींस; | . वयाचा नाही काय? 

१५:मी बुट झालो तरं मेळा. झायकाय करांत्री लागेल, '- .£ तूं म्हणतोस, माझाः सिदधांत.चंद महे; 
मी. धार्मिक्र शालो . तरी 'छबोनें व्यापत होऊन |  ठेवाच्योर्च्टटीनें मी स्वच्छ आहें. . .: 
प्राझी .. विषत्तिः पाहून . मी आपलें डोके वर |) ५देवजरबोरता, . :: 

.': करणार नाहीं. -- तुजविरुद आपलें तोंड उघडिता, 

१६ माझें डोकें वर झालें कॉ ते. सिंहासारखा माझ्या । ६ तो ह्ञानाचें रहस्य तुला निवेदन करिता, . _ . 

पाठीस लावणार :':-* :: ५; आपलें चातुर्य बहुगुणित आहे हें तुला तो. 
तुह्या अद्भुत शक्तीचा मजंबर. पुनः पुनर ,प्रयोग |. दाखविता . 70: 
करणार. तर किती बरेंहोर्ते! -  ““* 7” 

१७ चे. सजविरुद, आपले “ननेभवे:: साक्षीदार ' आणणार: देव तुझ्या बहुत “ अपराधॉकेडे कानाढोळा 
तू. मजवरचा आपता' कोधर्युद्दिगत- करणार :-* करितो हें लक्षांत आण. त 
दू मजवर सैन्यामागून. सैन्यःपाठविणारे£ '5]ः £ |. ७ देवाच्या रहत््याचा तुला थोग लागेल काय! 

१८ तूं मला मातेच्या उदरांत कॉ.बहेरआणिळे र. . । * पृ्णेतेचे तुला आकलन होईल 
बाहेर “आणिलें :मसतें*: तर ,मी- आणाक्ष -अँतरलो | 

र "५... १. धट ठी इह: .: ८ तैं गगनाइतके उच आहे, तेथे तुझं काय 
कोणाच्या दष्टीस:मी पडलो: मतो: * चालणार ९ 

१९ मी जन्मास येऊन बं आल्यालारला  झालें:असतो; | ते अघोलोकाहन खोल - आहे, तुल तें 
मी. गर्भोवस्थेंतूनच कबरेंत- गेलो -भैसतो; कौय कळणार £ त 

२० माझे दिवस “थोडे: नव्हत काय. र त्याचे पॉरेमाण म्हटलें तंर 
तर मला सोड, >. ': ; तें भूगोलाहून लांब व-ससुद्राहून रेंद आहें. । 
मजवरची आपली दृष्टि काढ, १० भ्रमण करीत असतां त्याने 'एकाद्यांस पकडून 
म्हणजे माझ्या मनाला थोडे चेन पडेल; ! । अटकेंत टाकिले. 


£ » आणि न्यायसभा भरविली, : तर त्याचा. हात 
2 अुंद्या अंत्राराच्या, सत्यूच्या प्रदेशांत 'मी-ओईन कोण धरील £ ज्या 
२९ जेथें काळोख, निबिड अंधकार आहि; ११ आवारझ्न्य मनुष्यांस तो ओळखतो; 

मशी > मृत्युच्छादेच्या. . अस्ताव्यस्त * प्रदेशांत. मी | विचार करावा न लागता. त्याल दुट्ता दसून मेते. 






- जाईन १२ रानगाढवाचा मनुष्य बनेळं 
तेथला प्रकाश अंधकारच्र होये; .... सर अकल्दाऱ्य मनुष्याला संमेंज ग्रोप्त होईल. 
१! १३ आपलें हृदय नीट करिश्षील, 
-_:१ मंकतोफर भामार्थी म्या देवाकडे आपळे हात पसरिक्षी 
११ २९३ कदांचा/ पूर उत्तर: दिश्मरबांबूने.:वाई* |: १४ तुझ्या हातीं असठेला अधर्म दे. देर करिसील, 
दावा-काय£ : _ .. आपल्या डेऱ्यांत अंन्यांगि राहूं देगोर नोहील,. 


फुश्ट 


शयोक 


ल 0000000000: त 00555: 251 अर संदषप्सकरर 





१५:तर किंबर्ये ःतूं आपलें निष्कलंक मुख वर' करिशील, 
तूं स्थिर.होशीड, निर्भय*झेशील;- -. ली 
६ कारण वसु. आपरे दुःख विसरक्तील प) 
"> 'झोसंरलेल्या पाण्यासारखे तुला ते भाठवेलं 
-१७ हु्तें जीवित मध्यान्हेसमंयाहून तेजस्वी होईल 
"१0 अवेकॉरे- असला. तरी तो. प्रभातेंसांरखा होड. 
१८ तुला उमेद प्राप्त झाल्यानें तूं निर्भय होज्ील; 
तू चोहोकडे पाहून निधोस्त॑ आराम करिक्षील 
१९ तूं झोपी जाज्लील तेव्हां तुंला कोणी भिव 
विणार नाहीं 
बहुत लोक तुझें आर्जव करितील 
२० दुष्टांचे डोळे थकतील, 
त्यांस कोणते शरणस्थांने राहणार नोंहीं 


प्राण सोडणे एवढीच कायती. त्यांना आशा वाटेल. 


र १ सभ इयोबारमे प्रत्युत्तर केळे - 
१५२ २ ल्रेंक, तुम्हीच  कायते. मानवप्राणी 
* तुम्ही मेलां कॉ ज्ञान नष्ट झालेच - 
३ मलाहि तुमच्यासारखी बुद्धि आहे; 

मी कांहीं तुमच्याहून कमी नाही; _' 
अहो, असल्या गोष्टी कोणास ठोऊंक नाहींत ? 
४ मी देवाचा धांवा करीं व तो माझें ऐके. 
त्यामुळें मला माझ्या शेजाऱ्योपाजाऱ्यांनीं हसावे ना ! 
घार्मिक'व सात्विक मनुष्यांला हसावे नो! 
५ सुखी मनुष्याच्या मते. विपत्ति  तिरस्काररास 
पात्र आहे; 
पाय लटपटतात त्यांचा तिरस्कार 
६ लरटारूवे डेरे समूद्ध असतात. तली 
जे देवाळी चेतवितांत ते निर्भय राहतात, 
ते आपल्या हातालाच आपल्म देव सभजलोत. 
७ तूं पस विचार; लें तुला दिकवितील 


य 


वून देतील 


१ अथवा: त्यांच्या द्वातीं देव भरपूर देती; ” 'डुंजधवा: लांच्या हती केव करर 
1. 





८ अथवा पृथ्वीशी बोल; ती तुळां-शिकवील:: 
समुद्रांतील मत्स्य तुला. सांगतील: 
अ::प्रमेश्वराच्या. हातानें हे कळ आहे 
असें ह्या सर्वावरून कोणाला समजावयाचे नाहीं 
-१७.त्याच्याच हाती सर्व: प्राण्यांचा जीव, 
,__. सवे मानवजातीचा प्राण आहे. 
१कजीभ अन्नाची रुचि घेते, . 
तसा कान शब्दाची पारख करीतं माही काथ ? 
१२ वृद्धांच्या ठायीं ज्ञान असते; ७ 
दीर्घायु मजुष्याच्या ठार्यी समज असतो. _ ' 


१३ त्योच्या ठायी ज्ञान वं बैल हीं आहेत; 


युक्ति व समज हीं त्याचींच आहेत. _* 
१४ पाहा, तो जें * मोडिंतो . ते. पुन उभारितां 
येत बाही. 
त्यानें एकांद्याला बंघांत' ठेविलें तर त्याला. कोणा- 
च्यानें खुळें करवत नांही. ०० 
१५ पाहा, तो जलदृष्टि 'आंवरिंतो. आणि सर्व * पाणी 
आटून जातें; र 
ती तो सोडितो आणि”तीमुळे प्थ्वी उदध्वस्त 'होते. 
१६ सामर्थ्यं व चातुर्य हॉ त्याळी आहेत. सकी 
आंत होणारा “के श्रोते ' करणारा . हे ' त्याच्या 


१७ तो. राजमंत्र्यांस अनवाणी घेऊन जातो. 
तो न्यायाधीशांस मूढ ठरपिती. १ 
१८'ती राजांची सत्ता मोडित, 
त्यांच्या कमरेस. बंधन लावितो. 


१९ तो याजकाला अनेवोणी*थेऊंनं जातो. 


स्थिरपदी असंलेल्यांस तों :उल्थूनं टाकितो.. 
२० तो भरवशाच्या मनुष्यींचीं तेंडि बंद करिनो, 
वृद्धीचा विबेक हरण करितो. “- | 


* |"२१ तो सरदारांवर उपहासांचा व्षीव करितो, 


भ्रबलांचा.कमरचंद सैल करितो. 


२२ तो गूढ गोष्टी अंधकारांतून कॉद्रन प्रगट करितो. 
र ___तो गरत्युच्छायेला प्रकाश दाखेंदितो. ._. ।!__ दार्सेविती. 





अ० १२९४२३-१३:२५ 





२३ २३ तो. शहवी कहि. हसन. मस स विलत | 11 त्यांच्या माझ्याने कुळी बाबर होधार नाही आव. । सग्रद्ि:, करून:. मग त्यांचा “विध्वंस 
करितो 





तो. राष्ट्रांचा 'वि्तार - कलम. मग-- त्यांचा 
२४ तो एथ्वीवरीठ. :लोक़नायकांची... बुद्धि :-हस्ण 


करितो. 
त्यांस . मागैरहित . वैराण. “प्रदेशांत - भटका 
वयास लावितो. 
२५ त्यांना  प्रकाह नाहींसा. होऊन ते अंधकारांत 
चाचपडत असतात. 
तो त्यांस मद्यप्यासारखे झोकांडे .. खांबयास 
लावितो. 


- :  $:पाहा, हें सवे माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेच 
४. आहे, माझे कान. हें ऐकून समजळेच :आहेत. 
“. २ तुम्दांढा. कळतें. ते. मलाहि- कळतें; ::.... 


< ४ तुम्ही तर लबाड्या प्रश्रत. करणारे आहां; . . 
तुः्ही सवे कबडीमोळ गैद्य आहा. -. . . 
५:अहो ।. तुम्दी अगदीं गप्प. राहल तर बरें 
,___ यांत तुमचा शहाणपणा दिसेल. >. .:: 
६ आतां माशें म्हणणें ऐकून प्या; , . .:.... . 
माझ्या तोंडच्या प्रतिषयादाकडे. कान द्या. .. 
७ काय १ तुम्ही देवाच्या--वद्तानें विपरीत. भाषण 


: < तुमची त्यानें पारख. केल तर तें :तुम्हांस बरे 
वाटेल काय १-> .. ...:- 
मनुष्य मनुष्याला .:फसवितो. -कर्से. 'तुम्दी , त्याला 


११. त्यांच्या: माहात्म्याने तुम्ही घाबरे: होणार नाहीं काय ! 
त्यांचा धाक तुम्हांशो-कटणार नाहीं काय १ 


| कर्णापकणी: आलेली :तुनचीं .: वचनें. केवळ 


राखेच्या म्हणी होत. 
तुमचे. कोंट. केवळ मादीचे होत. ल; 
१३ गप्प 'राहा, . माझ्याआड . येऊं . नका म्हणजे मी 


बोलेन; 
मग काय होईल तें होवो. 
१४ मीं आपलें मांस दांतीं कां धरावें £ 
मी आपला प्राण मुठींत कां धरावा र. . 
3५ तो मला ठार मारणारे तरी मी ..त्याची आस 
धरीन; 
माझ्या वतेनक्रमाचें 'त्याजससोर . मी- समर्थन करीन. 
१६--यांतच: माझें त्तारण होईल; 
कारण भक्तिह्वीन त्माच्योसमोर येणार नाहीं 
१५७ अहो, वित्त देऊन .मा्शे भाषण ऐका 
माझें म्हणणें तुमच्या कानीं.पडूं द्या. 
१८ आतां पाहा, मो आपल्या दान्याची पुरी तयारी 
केली आहे. 
मी निर्दोष ठरेन हें मला माहीत आहे. 
१९ माझा कोण प्रतिवादी होईल £ 
कोणी झाला तर मी गप्प राहून प्राण सोडीन. . 
२० मला दोनच गोष्टी मात्र करू नको, - 
म्हणजे मग मी. तुजपासून तोंड. लप्रविणार- नाहीं. 
२१ मजवरला आपला हात काढ, 
आणि मला घाक घालून घाबरे करूं नको. 
२२.मला बोलाव, म्हणजे मी बोलेन. 
नाहीं तर मी बोलतो आणि मग तूं त्याचें उत्तर दे. 
२३ माझी अधमेछृत्यें व माझीं पातके किती. आहेत ! 
माझा अपराध व माझे. पाप मला दाखवून दे. 
२४ तूं आपलें तोंड कां ळपवितोस £.. . र 
मला आपला. बैरी कां लेखितोस £ 


1.२५ इकडून :- तिकडे उडणाऱ्या - पान्पचा प्च्च्छा पुर- 


वितोस काय ई 





गील, |. । "अचंबा: मारणार; मीः मारणार; :मी. त्याची. वाट. पाहणार. नाहीं. 


ड्योब 


-अ० १३५२५-१४२२ 





शुष्क भुसाच्या पाठीस ठागतोस काय £ 
२६ तूं माझ्या-नांवावर कठीण शिक्षा लिहितोस 
माझ्या- तारुण्यांतीठ पातकांचें फळ मला भोगा 
वयास लावितोस 
२७ तू माझे पाय खोल्यांत घालितोस 

__ आणि माझ्या सगळ्या चालचलणुकीवर नजर 

ठेबितोस; 
तूं माश्या पावलांभोंवतीं रेषा मारितोस. 

२८ मी सडलेल्या वस्तूप्रमाणे, 
कसरीनें खाल्लेल्या 
आहे. 

१ 2 १ स्प्रीपासून जन्मलेला मानवप्राणी अल्पायु 
व क्लेशभरित असतो. 

२ तो फुलासारखा फुलतो व खुडला जातो; 
तो छायेप्रमाणें सत्वर निघून जातो, राहत नाहीं. 
३ अशावर तूं डोळा ठेवितोस काय? 
अद्या मला तूं. आपल्या न्यायासनासमोर नेतोस 
काय? 
४ अमंयळांतून कांहीं मंगळ निघतें काय १ अगदीं 
नाही. 
५ मानवाच्या आयुष्याची मयोदा ठरलेली आहे; 
त्याच्या महिन्यांची संख्या तुझ्या स्वाधीन आहे; 
तूं त्याच्या आयुष्याची मयोदा नेमिली आहे, 
ती त्याला ओलांडितां येत नाहीं; 
३ म्हणून त्याजवरची आपली दृष्टि काढ व त्याला 
चैन पह दे; 
मजूर रोज भरितो तसे. त्याला आपले दिवस 
भरू दे. 


वस्नाप्रंमाणें जीर्ण झालों 


७ बरक्षांची कांहीं तरी आश्या असते; तो तोडिला तरी 


पुनः फुटतो; 
त्याला धुमारा फुटावयाचा राहत नाहीं. 
< जमिनींत त्याचें मूळ जून झालें असले, 
: . त्याचें खोड मातींत सुकून गेलें असलें, 
९ तरी पाण्याच्या वासाने तें पुनः फुटते, 
नव्य! रोप्याप्रमाणे. त्यास फांद्या येतात; 


५५१- 


१० पण मनुष्य मेला म्हणजे तो तसाच पडून राहतो; 
मनुष्यानें प्राण सोडिला म्हणजे तो कोठें असतो? 

११ समुद्राचे पाणी आहून जाते, . , 
नदी आटून कोरडी होते; “र्ग 

१२ तसा मनुष्य पडला म्हणजे पुनः उठत नाहीं; 
आकाशाचा विल्य होडे तोंवर तो जागत होणार 

* नाही; 
आणि त्याला झोपेतून कोणी जागें करणार नाहीं. 

१३ तूं मला अधोलोकांत लपविशील, 
तुझा क्रोध शमेपर्यंत मला दृष्टीआड ठेविझील, 
माझी मुदव नियमित करून मग माझी आठवण 

करिशील, 
तर किती बरें होईल ! 

१४ मनुष्य ग्रुत झाल्यावर पुनः जीवंत होईल काय? 
माझी सुटका होईपर्यंत . कष्टमय सेवेचे सगळे 
दिवस मी वाट पाहत ,राहीन. . 

१५ तू मला हाक मारिज्ील व मी तुला उत्तर देईन; 
मी जो तुझ्या हातची कृति त्या मजविषयीं तुला 
उत्कंठा लागेल, 

१६ पण सध्यां तूं मार्श एकएक पाऊल मोजीत आहेस 
माझ्या पापावर तूं सक्त नजर ठेवीत आहेस ना £ 

१७ माझें पातक थेलींत घाळून मोहरबंद केलें आहे; 
माझा अधर्म तूं -वज़लेप करून ठेवितोस. 

१८ पवेत कोसळून कोसळून लय पावतो; 

' खडक आपल्या जागचा ढळतो; 

१९ पाण्याने पाषाण झिजतो; 
त्याच्या पुराने पृथ्वीवरील भाती वाहून जाते; 
त्याप्रमाणे तूं मनुष्याची आझाहि नष्ट-करितोस. 

२० तूं त्याला कायमचा जेरीस आणितोस, आणि तो 

गत होतो; 
तूं त्याची चयो बदळून त्याला घालवून देतोस. 
२१ त्याच्या पुत्रांची उन्नति होते ती त्यास कळत नाही; 
. त्यांची अवनति होते ती त्यास दिसत नाहीं. 
२२ त्याच्या देहाला दुःख होतें, 
त्याचें अंतर्योम शोकाकुल होतं. 


अ० १५७१-२९ 


झ्योब 





१ मग अलीफज तेमानी. म्हणाला, 
१ (९ २ उद्च पुल्ष पोकळ ज्ञानाच्या गोष्टी बोलेल 
काय १ 
आपलें अंतर्याम पूर्वेच्या वाऱ्याने भरील काय १ 
३ निष्फळ इाब्द बोळून, निर्थक भाषणें करून 
तो वादविवाद करील काय १ | 
४ तूं तर देवाचें भय सोडिलं आहे; 
तूं देवर्चितनाचा संकोच करितोस.. 
५ तुझा अधर्म तुझ्या तोंडाला बोलावयास शिकवितो; 
तुला धूर्ताप्रमाणें बोलणें आवडते. 
६ तुर्झेंच तोंड तुला दोषी ठरवीत आहे, मी नाही; 
तुझ्याच मुखावाटे तुजविरुद्ध साक्ष निधत आहे. 
७ पहिला पुरुष असा तूच जन्मलास काय १ 
पवेतांपूर्वी तुझी उत्पत्ति झाली काय 
< देवाचें अंतस्थ रहत्य तुला कळलें आहे क्राय £ 
- अकलेचा मक्ता तूंच घेतला आहे.काय १ :.. 
९ आम्हांला केळत नाहीं असें तुला काय ठाऊक 
आहे? 
आम्हांठा. अवगत नाहों अक्ली तुला काय माहिती 
आहे £ 
१० पिकलेल्या केसांचे, वयार्ने दृद्ध, 
तुझ्य़ा  बापाहून अधिक वयाचे असे पुरुष 
आमच्यांत आहेत. 
११ देवाने केलेलें सांत्वन. आणि तुजशीं बोललेली 
सौम्य भाषणें 
तुला तुच्छ वाटतात काय £ . 
१२ तुझें चित्त तुला कां भ्रांत करीत आहे? 
तूं डोळे कां फिरवितोस १ 
१६३ तुझ्या सैतापाचा रोख देवाकडे कां £ 
तूं आपल्या तोंडावाटे असले शब्द काँ कोढतोस १ 
१४ मनुष्य निष्कलंक कोठून असणार £ 
__ स्रीपासूत जन्मलेला निर्दोष कोठून असणार 
१५ पाहा, तो आपल्या पवित्रे जनांचाहि विश्वास 
घरीत नाही; 


आकाडाहि त्याच्या दृष्टीनें निर्मळ नाहीं. 
१६ तर जो पाण्यासारखे पातकाचें प्राशन करितो, 
असल्या अमंगळ क भ्रष्ट मानवाची काय कथा ! 
१७ मी तुला समजावून सांगतों; माझें ऐकून घे; 
मीं जें स्वतः पाहिलें आहे तें तुला निवेदन करितो; 
१८ (ह्या. गोष्टी ज्ञान्यांनो आपल्या वाडवडिलांपासून 
ऐकून सांगितल्या, 
गुप्त ठेविल्या नाहींत; 
१९ त्यांसच कायतो देश्य दिला होता; 
कोणा परक्याचा त्यांत प्रवेश होत नव्हता; ) 
२० दुर्जने जन्मभर आणि जुलमी मनुष्य 
त्याची आयुष्यमर्यादा संपेपर्यंत यातना 


भोगितो. 

२१ दहशतीचा शब्द त्याच्या कानांत घुमत असतो; 
भरभराटीच्या काळांत  बिध्वंसक त्याजवर 
चाळून येईल. 


२२ अंधारांतून परत येण्याची त्याला आशा नसते; 
तरवार त्यावर टपलेली असते. 
२३ अन्नान्न करीत तो चोंहोंकडे भटकतो. 
अंधकारमय दिवस आपल्यासमीप आहे हें 
त्याला ठाऊक आहे; 
२४ संकट व केश हीं त्याला घाबरी करितात; 
लढाईस सज्ज झालेल्या राजासारखीं ती त्याला 
घेरितात; 
२५ कारण त्यानं देवावर हात उचलिला आहे, 
व सवेसमर्थांशीं उद्दामपणा केला आहे. 
२६ त्यानें आपली मान ताठ करून 
आपल्या ढालीचीं जाड बोटें पुढें करून त्याजवर 
हृक्ठा केला आहे; 
२७ त्याच्या तोंडावर चरबी चढली आहे; 
त्याच्या कमरेंत चरबी जमली आहे. 
२८ ओसाड नगरांत, राहावयास .अयोग्य अश्या रांत, 
ओस व्हावें म्हणून सोडिलेल्या जागेंत तो 
राहत आहे. 
२९ तो धनवान व्हावयाचा नाहीं, त्याची मत्ता 


५५२ 


झ्योब 


भर १५:२५-१६४१७ 





टिकाबयाची नाही; 
त्यांचीं पिके भारानें भूमीपर्वंत वणार नाहींत. 
३० अंधारांतून त्याची सुटका होणार नाही; 
ज्वाला त्याच्या फांद्या सुकवील; . 
तो देवाच्या मुखश्रासाने नाहींसा होईल. 
३१ त्यानें त्वतांसत फसवून निरर्थक गोष्टीवर , भरवसा 
ठेवूं नये; 
कारण अनर्थ हेंच त्याला प्रतिफळ मिळेल. 
३२ त्याचा काळ येण्यापूर्वीच तें तो भोगील: 
त्याची झावळी हिरवी राहणार नाहीं. 
२२ द्राक्षांप्रमाणें त्याचीं अपक्क फळें झडतील; 
जैतून झाडाच्या फुलांप्रमाणें त्याचीं फुलें गळतील. 
१४ घर्महीनाचा परिवार फलहीन होईल; 
लांच घेणाऱ्यांचे डेरे अभि भक्षील. 
_ ३५ त्यांस अपकाराचा गर्भ राहून ते अरिष्टास 
जन्म देतात; | 
त्यांच्या पोटांत कपट उद्भवते. 


. १ मग इयोबाने प्रत्युत्तर केलें, 
६ द्व २ असल्या गोष्टी. मीं पुष्कळ ऐकल्या आहेत; 
तुम्ही सगळे भिकार सांत्वनकर्ते आहां. 
३ असल्या वायफळ शब्दांचा कधीं शेवट होईल £ 
प्रत्युत्तर करण्याची तुला कोठून स्फूर्ति झाली ? 
४ तुमच्यासारखें मलाहि बोलतां येईल 
तुम्ही माझ्या ठिकाणीं असता तर मलाहि तुमच्या- 
.__. वर वागूजाल पसारेतां आलें असते, 
तुम्हांकडे 'पाहून मला आपलें डोकें हालबितां 
आलें असतें; 
५ पण मीं. तुम्हांस आपल्या सुखाने धीर दिला 
असता, 
आपटल्या स्फुरणाऱ्या ओठांनीं तुमचें सांत्वन 
केलें असतें. 
६ मी बोललो तरी माझ्या शोकाचें शमन होत नाहीं; 
मी गप्प राहिलो. तरी माझें दुःख कोठें कमी 
होत आहे? 


७ पण त्यानें मला व्याकुळ केळें.आद्दे; 
तू माझ्या सवे परिवाराचा विध्वंस केला आहे. 
८ तू. मला पकडिळे आहे, हीच मजविरुद्ध 
साक्ष आहे; 
माझा रोडपणा मजसभोर माझ्याविरुद्ध साक्षी असा 
उठला आहे. 
९ त्यानें क्रोधाविष्ट होऊन मला फाडून टाकिलें आहे; 
त्यानें मजशी वैर मांडिळें आहे. 
तो मजवर दांतओठ चावीत आहे; 
माझा वैरी मजवर डोळे वटारीत आहे. 
१० लोक मजकडे पाहून तोंडें विचकीत आहेत; 
माझी निभेत्सना करून ते. माझ्या ग्रालावर 
चापट्या मारीत आहेत; 
ते एकत्र होऊन मजवर चाळून आले आहेत. 
११ देवानें मला अधर्म्यांच्या स्वाधीन केलें आहे. 
दुष्कम्यांच्या हाती दिलें आहे. 
१२ मी सुखांनें राहत असतां त्यानें माझा चुराडा केला 
आहे; 
त्यानें माझी मानगुटी धरून मला आपटून माझे 
तुकडे केळे आहेत. 
मला त्याने मारा करण्याचें निश्याण केलें आहे. 
१३ त्याचे बाण भाझ्यासभोवार उडत आहेत; 
माझी ग्रय न करितां त्याने माझी कमर 
मोडिली आहे; 
त्यानें माझें पित्त जमिनीवर पार्डिलें आहे. 
१४ खेंडारावर खिंडार पाडून तो मला भम्न करितो; 
तो वीराप्रमाणे मजवर धावून आला आहे. 
१५ मीं आपल्या त्वचेवर तरट शिविलें आहे. 
मीं आपलें रंग धुळींत लोळविठें आहे. 
१६ रडून रहून माझें तोंड लाळ झालें आहे; 
माझ्या पापण्यांवर सृत्युच्छाया पडली आहे; 
१७ माज्या हातून कांहीं अन्याय झाला नाहीं; 
माझी प्रार्थना शुद्ध भावाची. आहे, तरी असें 
झालें, 
१ देवाने 





५५३ 


श॑०:१६४१८--१८८ 





१८ अगे एव्वी, माझें रक्त झाकून ठेवूं नको; 
. माझ्या आरोळीस कोठेंहि खंड न पडो. 
१५ या. कष्णी माझा साक्षी स्वर्धात आहे, 
माझा कैवारी उष्वेलोकी आहे. . 
२० माझे मित्र माझे उपहासक बनळे आहेत; 
पण देवासमोर माझे नेत्र अधु ढाळीत आहेत, 
२१ यासाठीं कीं त्याचें देवाविरुद्ध मजुध्यातफे 


४ कारण तूं त्यांच्या मनांत. अकलेचा प्रवेश होऊं 


नाही 
म्णून त त्यांचें वर्चस्व होळं देणार नाहींस, 
- "५ जो अपल्या तित्रांशी दगा करून त्यांस ळटीप्रमाणें 
'परक्यांच्या हाती देतो, 
-__ त्याच्या मुळांबाळांचे डोळे जातील. 


.. ६ त्यानें साझें. नांव अर्नात . निंदाव्यजक केलें आहे; | . 


- _ .. शोक माझ्या तोंदावर थुंकत आहेत. 
'» भाशे डोळे दुःखाने अंधुक झाळे आहेत! 
माशे सर्व अवयब्र -छायारूप झाले आहेत. 
८ हें पाहून सरळ मनाचे लोक-वकित होतीर 
निर्दोष जन मक्तिद्दीनासुळें कुद होतील, 
२ तरी धार्मिक आपला मार्ग घरून राहील, 
निर्मळ हाताच्या . मनुष्यास अधिकाधिक झक्ति 
- आत्त होईड 


१० पण तुम्ही सवे पुनः वादास या; १ | 
तुसच्यामध्ये मळा एकहि. उह आढळाव- 


१३ जर अधोलोक. माझे निजधाम आहे, एवढीच 
मला आह्या आहे, 

, जर मी आपली झाय्या अंधकारांत केठी आहे, 

१४ जर मी ग्र्तेस म्हणालो आहें, त माझा बाप; 
किडीला म्हणाळों आहें, तू माझी आईेबहीण; . 

१५ तर आतां मठा आशा राहिली आहे कोठें 
माझ्या आशेविषयीं म्हणाल तर ती कोणाला दिसेल £ 

१६ ती अघोलोकाच्या अडसरांपर्यत उतरे, 
तेव्हां मातींत एकदांचा बिराम मिळेल. 


१ म्रग विल्दद शहरी म्हणाला, 
५८ २ तुम्दी कोठवर शब्द शोधून मोजीत बसाल १ 
तुन्डी समजं घ्या, मग आम्ही बोळ. 
१३ तुमच्या हिशोबी आम्ही पध कां ठरे 
'दुमच्या दृष्टीनें. आम्ही अद कां झालों 
४ अरे कोघानें स्वतांस फाहून टाकणार्‍या, 
वतुजसुळें एभ्वी ओस पडेल काय ? 
सडक आपल्या ठिकाणचा ढळेठ काय? 
५ तरी दुष्णाचा दीप मालवेल, 
त्याच्या अभतीची ज्वाला झळकणार नाही. 


- |: ६ त्याच्या डेऱ्यांतल्या प्रकाशाचा अंधकार होईल, 


त्याचा लांमणदिवा किशन जाहेल. 

७ त्याच्या ओराच्या ढांगा संकोच पावतील, 
त्याचीच युक्ति त्याचा निःपात करील. 

८ तो आपल्याच पायांनी जाळ्यांत अडकतो, 
तो पायांत पाऊल टाकीत आहे. 


५५४ . 


ड्‌गोब | अ० १८५९-१९ 








अ क्क ््वणणाणणोषश््ममाथवरब9रयययडाळाळालालाडाडकालाडायकड य ताकात 
: ९ त्यांची:टांच सांपळ्यांत अडकते. तुम्ही मजशी निष्ठुरतेनें वागतां याची:'तुम्दाल् 
-  पाहा'्त्थल्ला घरून ठेवितो.  - - लाज कशी. वाटत नाहीं £ 
त्यांच्यासोठीं पाश जमिनींत गुपत ठेविला आहे; ४ मीं कांही:बूक केलीच असली. 
-“:* त्यांच्या  मागीत सांपळा ठेबिलो आहे. तर ती' माझी मला: र 
7११-त्याठा दहशत चोहोंकहून घाबरे: करिते; ५ तुम्ही मजवर खरोखर तोरा मिरविणार 
" : 'तीत्याचा पिच्छा पुरविले. * आणि माझ्या पदरीं अप्रतिष्ठा घालणार, __ 
'उकर त्याची दॉकिःश्ुधिताप्रमारणे क्षीण होईल ६ तर चें लक्षांत ठेवा कीं देवानेच माझा विप्ररीत 
तो केव्हां पडेल याची अरिष्ट वाट पाहत_आहे.  । :. . ज्याम केला आहे. 
१३ तें त्याच्या शरीराचे अक्‍यव तोहून खाईल. ,'...>त्यार्निःमजवर. आपलें. जाळे. टाकिळें आहे. 
"" -मृत्यूचा ज्येष्ठ. पुत्र त्याचे अवयव ग्रासील. . »मी..जुळूम ! जुळम.!. असें “ओरडतो 'पश. कोणी 
१४ ज्या डेऱ्याचा तो भरवसा धरी __ ऐकत नाहीं 
त्यांतून त्याला ओढून काढितीठ मी दाद मागतो पण: मळा न्याय. मिळत. नाहीं. 


त्याला. भयाच्या राजापुढें इजर' क्रितीछ 


- “इ त्यानेमाझा :रस्ता *भडविला आहे,मला पुळे' जातां 
५ जे. त्याचे: नंग्हत ते त्याच्या: डेर्‍यांत॑ वास. करितील; न 


येत नाहीं. 





त्याच्या बसतिस्थानवर गंधक :उपळितील. . त्यानें भाझ्या,.मागोबर अंधकार. पाडिला आहे. 
१६ खालून त्याचें मूळ खुकेल-.  :- ९ त्यानें माझें वैभव हरिलें आहे. 
. व वरून त्याची डहाळी छाटितीठळ. ____. _ माझ्या डोक्यावरला मुकुट त्यानें काढिला. आहे. 
१७ देशांतून त्याची .आठवण बुजेल; १० त्यानें मला चो्होकहून भम केळे आहे; व माझें 
वं पेठेंत त्याचें नांव राहणार नाहीं. ; |. आटोपेळेंआहे; . . ... 
१८ ते त्याला. प्रकाक्षांवूत- अंधकारांत  त्येशिंतील, .॥| :.. त्याने. बृक्षाप्रमाणें.. माझी. आहा, उपटून. टाकिली 
त्यांला जगंतून पळवितील, . //'* :: ">. .::> आहे. : 


।-११ त्यांने. मजवर. :आपला कोप:* अधंकरनिंळा' आहे. 
.. _-तो मला आपल्या*झंत्रंत गणीतंष्याहे 1: :. . 
१२ त्याच्या :- फौजा: जवून: त्या .मजवर -मोर्ता लावीत 
।” _ आहेत. > 
!__ त्यांनीं माझ्या डेऱ्याभोवतीं.तळ दिला आहे... - . 
. १३ त्यानें माझ्या भाऊजंदांस मजपासून दूर केलें आहे. 
._ .. माझ्य़ा ओळखीपाळखीचे मला पारखे. झाले: आहेत. 
१४. माझे आप्त मला अंतरले आहेत; 
माझे इष्टमित्र मला विसरले आहेत. 
१७. माझ्या 'घरचे दास ब दासी मला परकें समजतात; 


१९ ह्याच्या -छोकांतः- त्याचे. कोणी. पुत्नपौ्न-झआढळणार 

व्हि नाहींत रा 
त्याच्या बिऱ्ह्ाडांत कोणी उरणार :नाहीं, 

२० त्याचा . दुर्दिन पाहून पश्चिमेकडे: राहणारे: चकित 
पूर्वेकडे राहणारे कंपित होतील, 

२१ कुटिलाच्या निवासांचें असेंच निःसंशय होणार; 
देवाला न ओळखणाऱ्याच्या स्थानाचें असेंच होणार. 


१ मग इयोबाने प्रत्युत्तर केलें, 


-. २ तुम्ही कोठवर माझ्या जिवास दुःख देणार £ त्यांच्या दृष्टीनें मी बिदेशी झालों आहें. 
१९ कोठवर आपल्या राब्दांनीं माझा. चुराडा | १६ माझ्या दासाला मी हाका मारितों. वरी. तो मला 
करणार न .... उत्तर देत नाही; 
३ एवढ्यांत दहा वेळां तुम्ही. माझी अभतिष्ठाः “केली; | मला तोंडाने त्याचे आजेव कशवे लागतात. : 


५५५. 


अ १९:१ळ्रेळ्वश ध शिंयोब 
१७ माशा श्ासमाल्या लीस अभरियं वाटतो; ** हा चुत । 









१ मंग सोफर नामाथी-आणाळा, 


माझ्या सहोदरांस माझी किळस पिते. 
१८ पोरेसोरे देखील भठा-तुच्छ-ळेश्वितात;::. £: : | ९९७... .२ माझे ब्रिचार मळा उततर खुडवितात, . 
मी उठावयास लागलों असंतां :प्राशी. चेव: करितात. ह. माझ्या :ठायींच्या स्छूतीनें होत. आहे. 
१९.साशे सगळे: जिवलग “मित्र माझा : तिटकारा | ३ माझ्या अप्रतिष्ठेंळा:- कारं. - होणारी निर्भर्त्सना 
करितात; मला ऐकणें प्राप्त. झालें; 


ज्यक्रि: मी” प्रेम करी ते अजवर. उलरछे आहेत. | म्हणून साोझ्या बुद्धीप्रमाणे - मार्झे': मॅन: : मळा 
२० माक्षें मांसचमे जीण. होऊतःझढांला सभ्नके आहे; उत्तर खुचवितें पञ 
मी. केवळ" दालीच्या “कॉतटीनिशी “अवाव्े5आहे. | ४ मानवाची ए्वीवर स्थापना झाली श 
५'माईयी 1. तिं्तरनो >? मंजका?: वकर. !कराहो, | तेव्हांपासूनचा .हा...स्नातत नियम तुला; ठाऊक 
दया करा; नाहींकाय £ : , 
कारण देवाचा होत नेजवर पडला! आहे. 5: |. .५ कीं दुर्जनाचा जयजयकार अल्पकालिक-भसतो;-- 
१६ हवे “करीत. “आहे. तसा -< तुमी? “माझाः. छळ | : अधंम्योवॉ आनंद केषळं क्षणिक असतो. :...... 
कां करितां £ नद्ः र्म म प दी ; 
तुम्ही असोशीने महि मास कॉ तोढिता १: 





सांपडणार नाहीं; :.-..* भक एर 
1 .'स्ल्रल्रीच्या .आभासाम्रंबाणें:त्याला-घाळवून देतील, 
९ ज्या. नेन्नांला तो दिसला त्यांला . तो... पुनरपि 
दिसणार नाहीं - प 
- | जेष्त्याच्या ठिकाणाला त्याचें पुनः दशन होणार नाहीं. 
१० त्याचीं. सुलेंबाळें गरिबांचे आजेव करितील; 
___ .त्याचे हात त्यानें लबाडलेलें वित परत,करितील. 
न ११ त्याच्या हाडांत तारुण्याचा जोम मरला आहे; 
२८ ह्या संगळ्याचें.* मूळ. माझ्या :- ठायींच . भाढळून पण तो त्याच्याबरोबर मातीस मिळेल. 
आलें आहे; १२-दुष्टता त्याच्या जिभेला गोड लागली, 
म्ह्यून- याचा. छळ. आपण :कोणत्या- प्रकारें करावा, ।. : ती-त्याने जिभेखालीं दाबून ठेविली, 
. तुम्हीः मदणाळ, > >> :- : उ ॥ १२३'ती : त्यानें .तशीच 'राखून ठेविली, सोडिली नाही, 
आपंल्या; तोंडांतच घरून ठेविली, -.- 
& १४ तरी त्याचें अन्न त्याच्या पोटांत पालटून 
यावरून न्यांय आहे. दे: तुः्दांस समजावें | - . ३ त्याचे त्याच्या -अयीं .फुरशयांचें:विष बनेल, 
: न ५०५६ 











नः 





* १५ त्यानें. घन 'गिळिलें होतें तें तो ओकून टाकील. | 


- देव तें त्याच्या पोटांतून बाहेर काढील, 
१६ तो फुरद्यांचें विष चोखील । 
नागाचा देश त्याचा प्राण हरण करील. 


१७ त्याला नद्यांचे म्हणजे अथोत्‌ मधाचे, दूधदुभत्याचे 


प्रवाह व ओघ 
यांचें .द्रीन व्हावयाचे नाहीं. 





-अ० ९७०१५-९९४१६ . 


स्वाहा करील. 


२७ आकाश त्याचा अधर्म प्रगट करील 


पृथ्वी: त्याजविरुद्ध उठेल. 


२८ त्याच्या घरांतील संपदा चालती होईल; : 


देवाच्या कोधदिनीं ती. घुऊन जाईल. 


१८ त्याने. श्रम करून मिळविले तें. त्यानें परत दिलें | २९ देवाकढूनं नेमिेला हा दु्जनाचा वांटा आहे; 


पाहिजे; 
त्याला तें गिळून टांकितां: येणारं नाडी. 


त्यानें मिळविलेल्या': धनाच्या भानानें त्याला आनंद । _ :. 2४0 

शर * | २११. २ ऐका, अहो, साझें भाषण लक्षपूर्वक ऐका, 
१९.तो दुबळ्यांस चिंरहून तसांच टाकून-गॅला आहे; । 
उदणून त्यानें: जबरीने. एकार्दे :घर - घेतल्यास तें 


लाभणार नाही: ::... . : ल 6! 


त्याला वाढवून बांधितां-येणार' नाही. : 


२० त्याच्या मनाला तृप्ति म्हणून कधी वाटली नाही; 
म्हणून त्याला आपल्या. कोर्णेत्याहिं इ वस्तूनिशीं 


निभावून जातां नाहीं; 


२१ त्यानें प्राविळे नाहो असें. का्दी:राहिके नाही, . 


म्हणून त्याची संसृंद्धि. टिकांक्यींवी नाहीं. * 


२९ आबादानीच्या काळीहि. त्यांला ददात' पडेल. 


प्रत्येक कंगालाचे हात त्याजवर पडतील. 


२३ असें होईल. की त्यांच्या पोटाची: भर करण्यास 


इःर्‍्देव त्याजवर आपला क्रोधाभि पाखडील; 
त्याच्या बृष्टीचा प्रवेश त्यांच्या पोटांत होडेल. 

२४ लोखंडी शत्रापासुन ती निभावला *. 
तरी पितळी. 'घनुष्य त्याला विंधून टाकील, 


२५ तो तीर उपटून काढील, तो त्याच्या: झरीरांतून 


आहेर येईल; 


देवाने ठरंबिलेठें हें त्याचें वतनः आहे. 
.. ६ मग इयोबानें प्रत्युत्तर केळे, 


एवढ्यानेंच माझें तुमच्याकहून सांत्वन होईल. 


(३. सला चो. दया. म्हणजे मी बोलतो 


माझे ब्रोळणें संपल्यावर खुशाल उपहास. केरा: 


४ माझें गारूर्णि मनुष्येशिबेधनि आहे. कार्य : 
“जमी अंधीर कां नसावे १ टा 


विस्मित नमहील 





७ मजकडे वित्त देऊन न "व्हॉ. भा 
:आपल्या तोंडाली हात लावा... 

६ मला आठवण झाली की मी. धार्वरो. होतो; 
माझ्या दैहास कप सुटतो. क डि ् , 

७ दुष्ट कॉ'जीवंत राहेतात र. 7 
ते वयोक्दे कां होतात € | ००-क्यीर 
हे'स्वंदचा होतात? (07 1-1: 


' ८ त्यांच्यासमक्ष त्यांच्याबरोबर, 


त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांचीं सुठेंबाळें नांदतात. 
९ त्यांचीं घरें सलामत व निमय असतात. न 
देदांचा दंड त्यांजवर पडत नाहीं. 


१० त्यांचा बैल अवलाद उत्पन्न करितो; तो निष्फळ 


चमकणारे शल्य त्याच्या पित्ताशरयांतून बाहेर | होत नाही; त्यांची गाय विते, गाभटत माही 


"-/-येडेल; त्याला-दहशत पडेल. 


२६ त्याच्या निधीवर काळोख नेमिला आहे; | 
फुंकावा लागत. नाहीं. असा. अभि त्याला प्रासून । १२ ते डफ व वीणा यांवर गातात, 


"०१ अथवा? तो अन्न लात असता त्यावर त्याची 








बृष्टि होईल. 


38. 


११ ते आपल्या सुल्मंचा थवा बाहेर सोडितात, 


त्यांचीं सुलें नाः्वतात थागडतात 


ते पाब्याचा नाद ऐकून उद्लर्से पावतात. 


- १३ ते आपले दिवस सुखसमाधांनांत. घालवितात. 





टाकील; : 
त्याच्या डेऱ्यांत जें कांही उरलें असेलं तेंहि तो... 


अ०.२१५१२-२९:६:- 





व सहज क्षणांत अघोलोकीं जातात. 


कीटक त्यांस व्यापितात. 


१४ हेच लोक: देवोला म्हेणत असत कीं आम्हांपासून २७ पाहा, तुमचे मनोदय, 


द्र हो 
तुझ्या मार्गांची ओळख*आम्हांस नको; :< 
१५ सर्वसमर्थ कोण आहे .कीं . आम्हीं त्यांची. सेवा 
करावी । : 
त्याची विनवणी: करून: आम्दांस लाम “ततो :काय £ 
१६ पाहा, त्यांची सम्रद्धि त्यांच्या हातीं नाही. . 
दुर लोकांचे बिचार-मजपासून दूर असोत. 
१७ दु्टांचा दीप माल्वला. व त्यांजवर विपत्ति. आली; 


असें कितीदा होतें १: र ह जी 
"(१८ वाऱ्याने . जसें .धसकर : "उढंते, :..; 


१९ तुम्ही म्हणाळ की देव पापाचे. अतिफळ 


२१ कारण त्याच्या आयुष्याची मुदत खंटली ..: 


तर त्याच्यामागे त्याला आपस्य़ा घराण्याची . काय 








माझ्या आहिताच्या तुमच्या योजना मला ठाऊक 
आहेत. 
२८ तुम्ही म्हणतां, सरदाराचा वाडा कोठें राहिला 
आहे 
दुष्ट राहत असत तो डेरा कोठें टिकला आहेः 
२९ तुम्ही देशाटन केलेल्यांस विचारिळें नाहीं काय? 
त्यांचे दाखले तुम्हांस पटले नाहींत काग 2... 
३० असें कीं अरिष्टच्या दिंवसासाठीं दुर्जन राखे जातात; 
कोपदिनीं असे. लोक निभावतात. 
३१ त्याच्या : व्तनाविषयी . त्याच्या... तोंडावर कोण 
२-. चोळेल?:. 
ज्याच्या. कृतकर्माचें..प्रतिफळ त्याला . कोण- देशैल £ 


३२ त्याला कबरेंत पोंचवितील 


त्याच्या थडग्याची रखवाली करितील; 


| ३३ दरीतलीं ढेकळें त्याला गोड लागतील; 


जसे पूर्वीचे असंख्य लोक गेले 
तसे सर्ब लोक त्याच्यामागून जातील. 

३४ तुमच्या उत्तरांत दगा. भरलेला आहे, . 
तर तुम्ही माझें व्यर्थ सांत्वन कां करितां £ 


१ मग अलीफज तेमानी म्हणाला, 
२२९२ मनुष्याकडून देवाळा कांही लाभ आहे 


स्व पुरुष त्वतांचाच लाभ करून घेतो... 
३ तूं धार्मिक असलास तर . तेणेंकरून. सर्वेसमर्याला 
-... _..क्रॉहीं सुख होतें काय £ 
तू. सात्विकतेनें वतैलास तर त्याला कांहीं र्रम 
होईल काय? 


४ तो तुझा भक्तिभाव पाहून तुझा निषेषे करितो 


ब तुजशी कद चालवितो काय £ 


- ५ वुझी डुथह मोठी आहे; 


. ६ तू विमाकारण लापल्या बंचूर्ये गहाण, भर- 





ठेविलें 
उघड्यानागल्याची वल्ले तूं हिरावून घेतलीं. 
७ थकल्याभागलेल्यास तूं पाणी दिलें नाहीं. 
“भुकेलेल्यास. अन्न घातलें नाहीं. 6 
८ जबरदस्ताच्या हातीं भूमि गेली; 
प्रतिष्ठित पुरुषार्नेंच तींत वस्ती केली. 
९ तूं विधवांस रिक्तहस्ते लावून दिलें, 
पोरक्यांचे हात मोहून टाकिले; 
१० म्हणूनच तुला चोहोंकडून पादयांनीं घेरिळें आहे; 
भीतीनें तुला अकस्मात धाबरें केलें आहे. 
११ काळोख आणि महापूर तुला व्यापून टाकीत आहेत, 
हें तुला दिसत नाहीं काय £ ., . 
१९ देवाचा निवास उंच गगन-आहे ना? 
अतिदयित वरल्या ..तार्‍्यांकडे पाहा, 
उंच आहेत ! - 
१३ तूं म्दणतोस, देवाला काय कळतें £ 
दाट अंधाराच्या आहून तो कलली न्यायाधिज्ी 
चालबील 
१४ निबिड मेघ: त्यास आच्छादितात म्हणून त्यास 


ते किती 


१५ ज्या भागाने दुर्जन गोळे 
त्याच प्राचीन मार्गाने तूं जाणार काय £ 
त्यांच्या पायांखालच्या. भूमीचे विरघळून पाणी 


झालें, 
१७ ते देवाला म्हणाडे, तूं आम्हांपासून दूर्‌ हो 
सर्वसमर्थ ओमचें काय करणार £ 
१८ तरी त्यानें त्यांची घरें उत्तम पदाथीनी 
भरिली' होती; 


दुष्टांची मसलत मजपासून दूर्‌ असो. 
१५ हें पाहून सन आनंद पावतात; 
निर्दोष जन त्यांचा उपद्दास करून म्हणतात, 
खरोखर आमच्या . विरोष्यांचा उच्छेद झाला आहे. 


१ मुळांत: त्यांचें 


अ०.२२:६-२३५ 





सनान 


अभीनें त्यांच्या संपत्तीचा शेष लाऊल. टाकिळा 
आहे. 

२१ त्याच्याशीं सख्य:कर आणि शांति जोब 
अशानें तुझें कल्याण होईल. 

२२ आतां त्याच्या तोंडचें धर्मशि्तूणःघे, 
त्याची वचने आपल्या हृदयांत साठीव. . 

२३ तूं सवेसमर्थाकडे- वळलांस,. आपल्या- डेऱ्यांतून 

तूं अधर्म दूर केला, . 
तर तुझी पुनः उभारणी होईल. 

२४ तूं आपलें सुवर्ण घुळींत 
ओफीरचें सोनें ओढ्यांच्या गोठ्यांत फेकून दे 

२५ म्हणजे सर्वसमर्थ तुला सुवर्ण, ..  .. 

व राशींच्या राजी सपे असा होईल. 

२६ मग सर्वेसमथोच्या ठायीं तूं आनंद पावशील, 
तूं आपलें मुख देवासमोर वर करशील. 

२७ तूं त्याची प्रार्थना केली म्हणजे तो तुझे ऐकेल; 
आणिं दूं आपले नवस फेडिज्ील. 

२८ तूं संकल्प केला तर तो सिद्धीस जाहल; . 
तुझ्या मार्गीवर प्रकाश पडेल. : 

२९ त्या मार्गानी तुल्य खालीं जाण्याचा प्रसंग आला . 
तर तूं वर ! वर ! असेंच म्हणक्षील; | 
कारण देव नत्नदृष्टि मलुष्याचा बचाव करील. 

३० जो निदोष नाहीं त्यालाहि तो वांचवितो; 
तुह्या हातांच्या निर्मलतेमुळें त्याचा बचाव होडेक. 


१ सग इयोबाने प्रत्युत्तर केलें. 
२९४ २ अजूनहि माझें गाऱ्हाणे हरवादाचें आहे; 
त्याचा प्रहर माझ्या विलापाहून भारी आहे. 
३ देव कोठें सांपडेल हें मला समजतें. 
मी त्याच्या न्यायासनापाशीं जाऊन पोहंचतों, 
तर किती, बरें होतें ! 
४ मंग माझी फिर्याद मी त्याच्यापुढे मांडितो; 
माझ्या तोंहून भरपूर सुद्दे निघते. 
_५ तो मला काय उत्तर देता तें मठा समजळें असते; _ 
१ अथवा! कोणीं तुला लाली पाडिळें तर 


५५९ 


अ० २४:५-२४:११ 





तो मलो काय म्हणाला. असता तें मीं लक्षांत | १६९ देवाने माझें मन उदास केलें आहे; 


घेतलें असतें. 


सर्वेसमर्थार्ने मला हैराण केलें आहे. 


६ त्यानें आपळें भोठें. बळ. खर्चून बरोबर वाद । १७ अंधकारासुळें मला दहशत पडली असें नाहीं 


केला असता काय£ .. 
नाहीं; तर त्यानें माझी दाद घेतली असती. 
७ त्याजशीं वाद करणारा न्यायी ठरला असता; 
म्हणजे मी. एकदाचा माझ्या. न्यायाधीशाच्या 
हातून सुटलो असतों 
८ पाहा, मी पुढें गेलो तरी तो सांपडत नाहीं 
मागें गेलों तरी तो तेथे दिसत नाहीं. 
९ डाव्यां . बाजूस, जेथें तो आपली कृति करितो 
तिकडे, त्यास भी पाहतो. 
तरी तो मला दिसत नाहीं 
तो उजवीकडे वळतो, 
, तिकढेहि तो मला दिसत नाही; 
१० परंतु माझा. माग त्याला कळला आहे; 


त्यानें मला पारखून: पाहिलें म्हणजे मी सोन्या- 


सारखा. निघेन. 

११ त्याच्या पावलावर माझें पाऊल पडत आळे आहे; 
मी त्याचा मार्ग घरून आहें, 
त्यापासून मी भ्रष्ट झालों नाहीं. 

१२ त्याच्या तोंडची आशा पाळण्यास मीं माधार 


तोंडचीं वचने जतन करून ठेविली आहेत. 
१३ तो अनन्यहेतु आहे, त्याला. त्यापासून कोण 
फिरविणार १: . 
आपल्या मनास येतें तें तो करितो. 
१श्जें सय नेमिळें आहे. तें तो घडवून आणीत 


अशा पुष्कळ गोष्टी त्याजजवळ आहेत; 
१५ म्हणून त्याच्यासमोर मी घाबरा होतों. 


घोर अंधकारार्ने मार्श मुख झाकिळें म्हणून मला 
भय वाटतें असें नाही. 


२९९४ * सवसमर्यानें न्यायसमय कां नेमून ठेविळे 


नाददींत 
त्याला ओळखणाऱयांना त्याच्या दिवसांची कां 
प्रतीति येत नाहीं £ 
२ कांहीं लोक. मेरेच्या खुणा सारितात, 
ते बकऱ्यामेंढ्या हरण करून चारितात; 
३ ते पोरक्‍यांचा गाढव हाकून पळून नेतात; 
विधवेचा बैल गह्मणादाखल अडकवून ठेवितात; 


| ४ ते कंगालांस मागीतून बाजूस करितात; 


५ पाहा, वनांतल्या रानगाढवांप्रमाणें. 
ते भक्ष्य मिळविण्याच्या उद्योगास बाहेर पडतात; 
त्यांच्या मुलांबाळांसाठी जंगल त्यांस अन्न पुरविते. 
६ ते शेतांत आपल्या गुरांसाठी चारा कापितात, 
आणि दुजेनाच्या द्राक्षींच्या मळ्यांतली राहिलीं- 
साहिलीं द्राक्षे वेचितात. 
७ त्यांस वश्नावांचून उघडे पढून रात्र काढावी लागते, 
थंडींतहि पांघरावयास त्यांला कांहीं नसतें; 
८ डोंगररांवरील पर्जेन्यवृष्टीने त्यांस भिजावें लागतें 
त्यांस कसलाहि आश्रय न मिळून खडकासच बिलगून 
राहावें लागतें 
९ क्रांही लोक बापपोरक्‍्यास आईच्या  स्तनापासून 
ओहून काढितात; 
कंगालास ते गहाणानें बांधून टाकितात. 


१० ते नाय़वेउघडे चोहोकडे फिरतात; 


ते धान्याच्या पेढ्या वाहतात तरी उपाशी मरतात; 


मी यावा विचार करितों तेव्हां मंठा त्याची । ११ ते त्यांच्या आवारांत राहून सेळ काढितात. 


भीति वाटते. 
१ अथचा: अभापेक्षा मी 





५६० 


ते. द्राक्षाकुंडांत द्राक्ष तुडवितात तरी तान्हेले 
राहतात. 





ण णा ला दाट. वस्तीच्या मगरांतून त्यांचा विलाप - -वालला 
असतो. 
घायाळ झालेल्यांचा आक्रोश द्वोत असतो. 
पण देव ह्या अघधमोकडे लक्ष देत नाहीं. 
4२ कित्येक प्रकाशाशीं विरोध करितात; 
त्याच्या वाटा ते ओळखीत नाहींत; 
ते त्याच्या मार्गानी जात नाहींत. 
१४ खुनी मनुष्य मोठ्या पहाटेस उठून दीनदुबळ्यांचा 
घात करितो. - 
रात्रीं तो चोर बनतो. 


4५ व्यमिचारी . मनांत म्हणतो. कॉ कोणी मला 


पाहूं नये, 
म्हणून .तो दिवस. मावळण्याची .वाट पाहत असतो; 
तो आपलें तोंड झाकून घेतो. 
१६ रात्रीं ते घरें फोडितात, 
दिवसा लपून राहतात; 
त्यांना उजेडाची ओळखहि नसते. 
७ त्या सर्वाला प्रभातसमय ग्रृत्युच्छायाच भासतो 
.. . त्यांस मृत्युच्छायेच्या भयाचा चांगला अनुभव 
असतो. 
१८ उद्‌कावरून त्वरित वाहून जाणाऱ्या' पदाथासारखा 
ते आहे 
पृथ्वीवरचे रहिवासी त्यांच्या वतनाला शाप देतात; 
आपल्या द्राक्षांच्या मळ्यांकडील वाटेने त्याचें 
पुनः येणें होत नाही. 
१९ अवपैण व उष्णता हीं बर्फोर्चे पाणी नाहींसें 
करितात; 
तसाच अधोलोक पापी जनांला नाहींसा करितो. 
२० त्याच्या मातेचें उदर त्याला विसरेल: 
कीटक त्याजवर चंगळ करितील; 
त्याचें कोणाला स्मरण उरणार नाही; 
असा दुष्णाचा ब्ृक्षाप्रमाणे निःपात होईल. 
२१ अपंत्यहीन वंध्येस त्यानें प्राशिलें; 
विधवेचें त्यानें कधीं बरें केलें नाहीं. 


२२.तरी बलिष्ठांसहि देव आपल्या सामध्योनें राखितो; 


- ल०7९319२-२६४६ 
त्यांनीं वांचण्याची -आशयादि सोहून * दिळी असली 
तरी ते निभावतात.  बोऊ 


२३ तो त्यांस निर्भय राखितो म्हणून'ते स्वस्थ असतात; . 


त्यांच्या व्यवहारावर त्याची कुपादृष्ि असते. 


२४ ते उन्नति पावतात; . तरी अल्प काळांतच ते 


नाहींतसे होतात; 
ते अवनत होऊन सर्वाप्रमाणें त्यांची गति होते, 
कणसाच्या रेंब्यासारखे ते छाटले जातात. 
२५ हें खरें नाहीं असें म्हणून मला कोण लबाड ठरेवील १ 
माझें म्हणग्रें निर्थक आहे असें कोण . दाखवून 
देईल £ 


१ मग बिल्दद शाही म्हणाला. 
२९१ २ प्रभुत्व चालविणे व भीति दाखविणे हें 
देवाकडेच आहे; 
तो ळष्वैलोकीं शांति राखितो. 
३ त्याच्या सैन्यांची गणती करितां येईल काय ६ 
त्याचा प्रकाद्य कोणांत्रर पडत नाहीं 
४ मत्ये मानव देवापुढें नीतिमान्‌ कसा ठरेल £ 
स्रीपासून जन्मलेला पुरुष निर्मळ कसा ठरेल £ 
५ पाहा, त्याच्या दृष्टीने चंद्रहि निस्तेज आहे, 
आणि तारेहि निर्मळ नाहींत. 
- ६ तर मर्त्य मानव, जो केवळ कीटक, « 
मानवपुत्र जो केवळ कृमि, त्याची काय कथा! . 


१ मग इयोबाने प्रत्युत्तर केलें, 
१ २ तूं निबेळांस केवढेंसें साहाय्य केठें 
शक्तिहीन बाहूंला तू. कितीसा आधार दिला १ 
३ बुद्धिहीनास कशी काय मसलत दिली १६ 
तूं कितीसें मोठें ज्ञान प्रगट केळे £ 
४ तूं कोणापुढें हे शब्द बोललास £ 
' कोणाचें मनोगत तुझ्या तोंडून निघाले £ 
५ मृतांची प्रेते जलनिधीच्या १ 
व जलचरांच्या खालीं थरथरां कांपत आहेत. 
६ त्याच्यापुढे अवोलोक उघडा आहे; 


५६१ 





अ« २६५६-२७१८ डैयोब 
बिनांशस्थान आच्छादित नाहीं. र माझा प्राण जाई तोंवर भी आपटे सत्वसमर्थन 
७ त्यानें उत्तरेकडील नभोमंडळ - शुन्य अवकाशावर सोडणार नाहीं. 
पसरिलें. आहे; प - ६ मी धार्मिक आहें हें माझें म्हणणे मी घरून 
त्याने पय्वी निराधार टांगिली आहे. : राहणार, 
.<र्‍तो पाणी मेघमंडळांत.कोंढून ठेवितो; . : तें मी सोडावयाचा नाहीं; 
मेघ त्याच्या भाराने भंग पावत नाहींत. - माझ्या आयुष्यांतील कोणत्याहि दिवसाविषयीं 
९ तो आपल्या. सिंहासनायपुढें आपरे मेघ पसरून माझें मन मला खात नाहीं. 
तें झाकून टाकितो. । ७ माझा इाजु दु्ांसमान 
१० प्रकाश व अंधकार यांमधील हद्दीशीं माझा विरोधी अधार्मिकासमान ठरो. 


त्याने. जलनिधीची सीमा भिडविली आहे. 
११ त्याच्या धाकाने गगनस्तंभ थरथर कांपतात 
व भयचकित होतात. 
१२ तो आपल्या सामर्थ्याने समुद्र शोमवितो; 
-._ तों: आपल्या 'ुद्धिबलानें राहाब छिन्नमिन्न करितो; 
१३ त्याच्या निःश्वासानें. आकाशाची शोभा प्रगट होते; 
त्याच्या. हातानें घावता राक्षसी सर्प -विंधिला आहे; 
१४ पाहा; ह्या त्याच्या कार्यक्षेत्राच्या सीमा 
आहेत 
त्याची केवळ चाहूल भापल्या कानीं येते. 


पर्ण त्याच्या प्रमावाच्या. मर्जनेच्य अंत. कोणाला 


लागेल. १ , - 


इंयोब आपला. प्रबंध - पुढें चालवून 
२७ म्हणाल,, व 
२ ज्या देवाने मला न्यायास मुकविलें 
ज्या सर्वेसमर्यानें माझ्या जिवास छेड दिला, 
त्याच्या जीविताची शपथ; « 
३ ( अद्यापि माझा शासोच्छ्ञास नच्छार 
__ . देवाने घातलेला श्वास . माझ्या -नाकपुच्यांत आहे; ) 
४ माझें तोंड कुटिळ भाषण करीत नाही; ... 
माझी जिव्हा कपटाचे. बोल बोलत नाहीं 


५ तुमचा वाद खरा. आहे. असें. मी कदापि- मान्य 


करणार नाहीं. 


८ देव अधार्मिकाचा उच्छेद करून प्राण हरण करील 
तेव्हां त्याची काय. आशा राहणार १ 

९ त्याजवर संकट येईल 
तेव्हां त्याची आरोळी देव ऐकेल काय £ . 

१३० तो सवेसमर्थाच्या ठायीं आनंद पावेल काय १ 
तो सवे प्रसंगी देवाचा घावा करील काय? 

११ देवाच्या करणीविषयीं मी तुम्हांस बोध करीन; 
सर्वसमर्थाचें रहस्य मी छपवून ठेवणार नाहीं. 

१२ पाहा, तुम्ही सवे हें पाहून चुकला आहां; 
तर तुम्ही अश्या पोकळ गोष्टी कां बोळून दाखवितां £ 


१३ दुष्ट मनुष्यास देवाकडून मिळणारा वांटा हाच, 


* जुलम्यास . सर्वेसम्थाकहून बतन मिळतें तें हेंच; 


*। १४ त्याची संतति वाढली तर ती तरवारीला बळी 


पडावयाची; 
त्याच्या संतानास. पोटभर भाकर मिळणार नाहीं. 
१५ त्याच्या भागे राहिलेले मरीच्या तडाक्यारने माती- 
आड होतील; 
त्याच्या विधवा विलाप करणार नाहीत . 


१६ त्यार्ने रुप्याचा संचय घुळीसारखा केंला, 


वस्रे चिखलासारखीं विपुल केलीं; 


। १५ तरी तो वळले करील तीं धार्मिक अंगावर घालील. 


निर्दोषी त्याचें रुपें बांदून घेईल, 
१८ तो आपळें घर सुतेर्‍्याच्यासारखें बांधितो; 
तें जागल्यारने बांघिलेल्या खोपटीसारखें असतें 





१ मुळात: अबहोन : 
२ अथवा? खवळवितो; - 


१ अथवा: मी जीवंत. आहें तोंपर्यंत माझें मन मला 
दोष ठावणार नाहीं. 


५६२ 


- अर रेऊ१२-पटःरर 





१९ तो संपन्न स्थितींत अंग. टाकितो, - पण. त्याला - 


पुरण्यांत येणार नाहीं. 
तो डोळे उघडितो तों तो आटपेल. 

२०. धोर संकटे पुराप्रमाणे त्याजबर सुदरतात; 
रात्रीच्याःसमयीं तुफान त्याला उडवून नेते. 


२१ पूर्वेचा वास त्यात उडवून “नेतो. आणि तो. 


गत होतो. 


त्याचा., सपाटा त्याला त्यांच्या स्थानावरून काहून 


टाकितो. 
९२ कारण : देव त्याजवर ' मारा करील; त्याची गय 
करणार नाहीं 
 तो.त्याच्या हातून निसटून जाण्यातःपांहील, 
२३ लोक टाळ्या पिटून त्याची छीथू करितील, 
त्याच्या स्थानांतून त्याला हुसकून लावितीळ, 


| १ खरोखर रुप्याची खाण असते. 
२८८... डोक जें सोने शुद "करतांत..त्याचेंहि 
ठिकाण असतें 
: . २ लोखंड मातीतून काढितात, 
., “पाषाण वितळवून सांबें काढितात. 
३ मनुष्य अंधकाराचें निवारण करितो; 
:..अगदीं शेवटापर्यंत जाऊन 


निबिड अंधकारांतील च मृत्युच्छायेंतीड पाषाणांचा 


तो शोध करीत असतो. 1 
४ तो लोकवस्तीपासून दूर खाण खणितों; 


तेथें - जमिनीवर चालणाऱ्यांच्या गांदीहि नसतां न 


त्यांच्यापासून दूर खालीं: ते लटकत व लोंब' 
कळत अंसतात. 
७ ही एथ्वी पाहा; हिच्यापासून भाकर मिळते. 
पण खालीं पाहावें तो अभीने जश्री काय तिची 
अ्ल्टापालर होते... - 
६ तींतले पाषाण म्हणजे नींलम्यांर्चे घर होत; 
तींत सोन्याची मातीहि असते. 
७ ती वाट कोणा हिंस्र प्यास ठाऊक नाहीं; 
कोणा धारीचीहि दृष्टि तिजवर गेली नाहीं. 


< तिच्यावर कोणा उन्मत पंध “धाव' ठेविला नाही" 
तिच्यावरून उग्न-परसंद्द कधी चालला नाही प 


। ९ मदुष्य गारेच्या- पाषाणाला हात' घालिहो. 


तो पर्वत समूळ उलथून टाकितो. . : : 
१० तो खढकांतून भुयारें खोदून कॉकिंतो;- * 
सर्व प्रकारच्या : मोलवान्‌वॅस्तु*:त्यांच्या. नजरेस 
पडतात; 
११ झरे बंद कून त्यांचें पणी तों बाहेर सिरप. 
देत नाहीं; - 
गूढनिधि तो उजेडांत आणितो. 
१२ तरी पण ज्ञान कोहून मिळेल £ : 
बुद्धीचें स्थान कोणतें ९ . 
१३ त्याचें मोल मानवास कळत नाही; 
"ते.जिवंतांच्या भूमीत -सांपडत नाही. 


1 १४ अगांध जलाशय म्हणतो, ते माझ्या. ठायी नाहीं 


समुद्रेहि म्हणतो, ते माझ्य़ाजेवळ नाहीं 
१५ उत्कृष्ट सुवर्ण देऊन ते मिळत नाहीं 

चांदी, तीळेन देऊन त्याचें मोठ होत नाहीं. 
१६.ओफीरचें सोर्मेः गोमेद बं नीलमणि 

: ही भारंभार देऊंनंहि त्याचें मोठ होते नाही. 

१७ सोनें व काचमणि हीं त्याच्या बरोबरीची नाहींत; 

उंची सोन्याच्या नगांती त्याचा मोबदला होत 

नाही. ' 


| १८ प्रवाळ व स्फटिक यांची काय कथा 


ज्ञानाचें मोल मोत्यांहून अधिक आहे. 
१९ कूश देशाचा पुष्परांग त्यांच्या तोडीचा नाहीं 
बावनकशी सोनें त्याशीं तुल्य नाहीं. च; 
२० तर मग ज्ञान कोठून येतें 
बुद्धीचे स्थान कोणते 1; 
२१ तें सवे जीवंतांच्या नेत्रांना अगोचर आहे; 
आकाशांतील पक्ष्यांना तै गुप्त आहे. 


। २२ विनोशस्थान व म्रृत्यु म्हणतात. 


आमच्या कानीं त्याची केवळ वातो आली आहे. 


| २३ देवच त्याचा मार्ग जाणतो. 


१ मुळांत : अबहोन. 





5८:२३ २२९:२२ - अबोष 

त्याचें, श्वान: त्याच. ठाऊक आहे. री > ::-तो मला धन्यंम्हणे:. ..? 1. : 
२४ कारण त्याची इृष्टि पथ्वीच्या:दिगंतांला पोचते; |. कोणाच्या दृष्टीस मी पडलों असतां. “5. 

तो आकाशमंडळासखालचें सकेःकराही पाहतो तो मजविषयीं ग्वाही देई; क 
२७ त्यार्ने वायूचे. वजन' ठरकिले * | '१२ कारण कहुणा भाकणारा दीम,. :. 

-.ब.जल मापूर्नदिंखे; 50102 ४107 71:77. :0. ० |. अनाथ व'निराभ्रित यांचा.मी ऊेंद्वार करी. 

कशित्यानावंर्जन्यासऑनियम, ळावून दिला,. :. १३ .नाझ' होण्याच्या. लागास:आलेल्याचा मी आश्ली- 
. 'गर्जणार्‍्या विदु्तेस मागे नेमून दिला वौद घेई 
रुतिव्हा त्यानेःश्ान आडून त्याचें वर्णन केलें; ॥' ... विधवेचे मन आनंदित होऊन 'तिला: मी. गावयाला 


त्याने तें स्थापित केलें व त्याचें र्दत्य-जाणिठें 
२८ तो मानवास म्हणाला. < :<: ् 
पाहा, प्रभूचे भय धरणे. हेच-्लास होय डी. 
दुष्टतेपासून दूर राहणें हेंच डझन होजे  *- 








२ व त्याच्या लेज्ञाने-सी अंघकारांत--चालत. असें 
४ त्या काळी मी. भर उभ्ेदींत होतों; : 
देवाचा-समागम सला:साझ्या डेऱ्यांत घडे; 
. . ५ सवेसमर्थ त्या काळीं माझ्यासभिध असे;:.. 
माझीं सुलेंबाळें. मजसभोवर्ती.-असत; : :. 
६ दश्यालोप्यांत-माशीं पात्रठें. भिजत र 
खडकांतून.तेळा'चे प्रवाह. मजसाठी निघत. 
: ७ मी नगराच्या वेझ्ीनजीक 
चौकांत माझें. आसन आंड 
४तेव्हां तरण मला पाहून रुपत 
उटून. उसषे-संडत;.: 
९ सरदार बोलावम्राचे थाक्त 
व तोंडावर हात ठेवीत; 
१० अमीरउमराव स्तच्च राहत;... 
त्यांची जीभ त्यांच्या -टाळूस चिकटून राही. 
११ कोणाच्या कानी माझें : वर्तमान गेळें असतां 


द्र 





१४ धर्म माझं पांघरूण होई आणि तो मला. आच्छादून 


टाकी; 
माझी'-भीतिमत्ता: हाच. माझा झगा व. दिरोभूषण 
होत' असे. 


१५ मी अंधळ्यास नेत्र होई; - 


लंगच्यास पाय होई 


॥ १६ मी लाचारांचा पिता असें 

८३ ८, 7: अपरिचिताच्या फ़ियोदीची. मी दाद घेई 
जर . | १७ मी दुष्टाचे दांत पाडी. 

_. रे:त्याचा दीप माझ्यू-किरयावट्र-पकाझत;अद्ले;:- . : - : 


त्याच्या दांतांतून शिकार सोडवी. 


१ १८ तेव्हां मी म्हर्णे की माझ्या; घरकुंब्यांतच . राहून 


मला मरण येईल. 


_ व माझे दिवस वाळूच्या कणांप्रसार्णे . “बहुगुणित 


-* | १९ माझें मूळ पाण्याजवळ पसरेल 


माझ्या फांदीवर रात्रभर दहिंवर राहील. 


-: 1:२० मझे वैभव जशाचें तसेंच टवखीत राहील;. 


माझें धनुष्य माझ्या हातीं सर्वदा नवेंच-आाहील. 


| २१ लोक माझे भाषण कान देऊन ऐकतः राहत; 


माझा. निर्णय ऐकण्यास ते स्तब्ध राहत. 
२२. माझे बोलणें संपल्याबर ते पुनः बोलत नसत; 
माझें भाषण त्यांला पजेन्यवृ्टीसारखें होई. 
२३ लोक माझ्या बोलण्याची .. पावसाप्रमार्णे वाट 


जसें काय अखेरच्या: पावसासाठी तोंड पसरून ते 
१ अथवा: फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे 








>> करीत. 


:. : त्यांच्याने म्राझी सुद्ठा उतरकत:नसे. 


उ मी .्वो्रॉ-: मार्गदरीक होई. .व "घाणे 
शोकम्रस्तांत .. जसा समा-. १२ 


अम्रस्थांनीं बसें, 
सैन्यांत जसा : राजा 
। धान करणारा, :... 
तसा म्री:स्यांच्यामध्यें असें. 


१4 असें असूनहि आंतां जे मजहून अल्पवयाचे 
४०७. _ आहेत, 
ज्यांच्या वडिलांची लायकी”. माझ्या . मेंढ्या: 
बकऱ्या राखावयास कुंत्रे महणून ठेकण्याचीहि मी 
समजत नसें 
ते माज्ञी टवाळी करितात. 
२ ज्यांचें वीर्य नष्ट झालें आहे, ः 
:: . त्यांच्या बाहुबळाचा. मला काय उपयोग? - 
३ ते दुर्भिक्षानें व उपासमारानें दुबळे झाळे आहेत 
माण व ' वैराण प्रदेशांत मिळेल तें चावून ते 
गुजारा करीत आहेत. : 
*>४ ते झाडीच्या आसपासची लोण खुडून घेतात; 


रतम झाडाच्या मुळांवर ते. निर्वाह करीत आहेत. 


"च लोकांमधून त्यांला घालवून देतात; . . 
जशी चोराच्यामागून तक्षी त्यांच्यामागून लोक 
ओरड करितात. 
& उदासवाण्या खोऱ्यांत, 6 
जमिनीच्या विवरांत व कपारींत त्यांस राहावें लागते. 
७ झाडीमर्ध्ये ते रॅरे करीत बसतात; 
खाजकुयलोच्या खालीं ते पडून राहतात. : :: 
८ ते मूढांचे किंबहुना अधमांचे वंशज आहेत; 
त्यांला देशांतून हाकून दिलें आहे. 
९ हे लोक माझ्या निदेचे पोवाडे गातात; 
माझें नांव ज्याच्यात्याच्या तोंडी झाळें आहे. 
१० ते मला अमंगळ मानितात, ही 





भभ कारण देवाने माझ्या आदुष्क्ञ्री कोरी 


अ ६५१ १०:२३ 








करून मला दुःक. दिलें आहे; ,.::- 


१३ ते माझ्या मार्गाची नासाडी करितात. 
ज्यां काणी -साहाय्र्य नाहीं. . : :. 
ते देखील माझ्या नाशास साहाय्य होतात. 
षड > *शिरकांव करणाऱ्याजमाणे : ते.:.-चालून 
त. भः डे मो? 12... क की. माप कळक 
*.. . कोसळून पडलेल्या ढिगारांतून. ते सजवर लोटतात. 
१५ मजवर धोर प्रसंग ओढवले आहेत; :. 
माझी-'प्रतिष्टा . ते :चायूश्रमार्णें उडवून देत : आहेत; 
माझें सौख्य अश्राप्रमारणे विरले आहे. | 
१६ माझ्या जिवाचे आतां पाणी पाणी झालें आहें 
दुःखाच्या दिवसांनीं मला पंछाडिळें आहे. . :- 
१७ रात्रीच्या समयीं माझीं हाडें पिंचून गळतात;-::* 
मला कुरतुडणाऱ्या वेदना थांबत नाहींत. --: 
१८ ब्याधीच्या मोठ्या वेगामुळे माझा. झगा विस्कळित 
झाला आहे; 
पेहरणाच्या मळ्याप्रमार्ण तो अंगाला जखडून बसतो. 
१९-त्यानें मठा चिखलांत लोटून दिलें आहे; 
घूळ व राख यांच्यासारखा मी झालों आहें.. 
२०:मी तुझा घावा करितों, पण तूं.ऐकत नाहींस, 
मी उभा राहती; पण तूं मजवर डोळे: बटारितोस 
२१ तूं. मजशीं निष्ठुर बनला आहेस; : 
तू आपल्या बाहुबलानें माझा छळ करीत आहेस. 
२२ तूं मला वायूवर आरूढ करून उडवीत आहेस. 
आणि गजजेणाऱ्या तुफानांत मला विरवीत आहेस. 


. २३ मला ठाऊक आहे. कीं. तूं मर प्रत्वुषश “करशील; 


सर्वे जीवधारी ज्या धामी. एकवट व्हावयाचे 


५६५ 


अ दे०१२३-दे१:१८ 


२४ तरी. कोणी कोसळत असती पला होते पुढे 

भन क्ष्रीत नाहे काय ४१४ 5४. 1. 
आपला नाश . हॉक . ठागंर्रे असतां तो घावा 
य करीत नाही काय? 

२५ कठीन दिवस कुंठणाऱ्यांठा पोहून मी. हळहळला 

नाही कॉम ? क 

श््रचारांसाठी मी कष्टी झालो नाही काय £ 

२६ मी. सौख्याची अपेक्षा करीत- होतों तों विषतति 


आलं. .. य. न 
दुःखाचे दिवस मा प्राप्त झाळे आहेत. /£. . 
२८.मी काळा होऊन फिरत- आहें; तरी. सूयाच्या 


३० मोझी त्वचा काळी 'होऊन गळून पडत आहे; 
माझीं झाडें तापाने दग्ध. होत आहेत. 
३१ माझ्या वीणेतून शोकसुर, . : 


:.... .. . १ मरी तर आपल्या डोळ्यांशी करारकेळ आहे; 

४७ मी कोणा कुमारीवर नजर कशी जाळं देऊ 

र-अरून देवाकडून काय वांग्यास येणार 

उध्वैलोकाहून "कोणतें : बतनः: सर्वैसमर्थ - मोगावयास 

हांकगार£ 

- ३ दुष्टास विपत्ति व: दुष्कम्योस अनर्थ 
आत्तद्ोतनाहींकाय£  . 

४ माझे सवे मार्ग तो' पाहत नाहीं काय £ 
माक्षीं सवे पावलें तो गणीत नाहीं. काय £ 

'५-मीं असत्याची सोबत केली असली, - - 


अण ळात - 


माझ्या पायानी कपटाकडे थोष. घेतली असली 
६ तर त्यानें मत्र न्यायाच्या ताजव्यांत तोलवे; 
देवाला माझी सात्विकता कळून येळ द्या. 
७ मर्थि पाऊल आडमांनोवरं पंढ असें 

माझ्या मनानें माझ्या - : डोळ्बांमागून घाव 

घेतली असली, 

माझ्या हातांसं कांहीं डाग लागला असला. 

८ तर मीं पेरिठें तें दुसरा खावो 

लोक माझ्या शेतांतळें पीक उपटून टाकोत, 

९ माशें मन कोणा खीला पाहून ल॑पट झालें असलें, 
मी. आपल्या शेजाऱ्याच्या . दाराशी टपून बसलो 


१० तर माशी. त्री दुसर्‍याचे दळणकांढण करो 
परके तिका ओणवी करोत. 
११ कारण हें दुष्कर्म आहे; 
हा न्यायाधीशांनी शिक्षा करण्याजोगा गुन्हा . आहे. 


, । १२ कारण हा कामाभि भस्म कशन नाशाप्रत नेतो. 


त्याच्या पार्य्री माझी सवे मालमत्ता समूळ. नष्ट क्षाली 
असती. 


१३ माझा दास. व दासी मजशी वाद .करीत. असतां 


मीं त्यांचा हक्क तुच्छ लेखिला असता, : 
१४ तर देव माझा . न्याय करावयास उठल्यास मीं 
, __ काय केलें अस्ते . 

त्यानें झाडा घेतला असत्ता तर मीं काय जाब 


दिला असता 

१५ ज्याने मला गर्भाशयांत निर्मीण केळें त्यार्ने 
त्यालाहि नाहीं का केळे £ 

. आम्हां दोघांसहि ग्रभोशयांतत एकानेंच नाहीं का 
घडिलें 


१६ मीं कंगालांचा आशाभंग केला असला, 


विधवेचे .डोळे शिणविळे असले, 


१७ मॉ आपला भाकरतुकडा एक्यानेंच  खाढ्ला 


असला, 
त्यांतला कांहीं पोरक्यास दिला नसला, 


| १८ (माझ्या बाळपणापासून बापाकडे जसा मुल्गा 


५६६ 


इेयोब 


तसा तो मजजवळ लहानाचा मोठा झाला आहे, 
"' लह्यनपणांपासूत मी विधवेचा संभाळ करीत 
आल्मे आहें, ) 
३५ अथवा कोणी वस्नावांचून मरत आहे, 
" क्रोणा द्रिद्यास पांघरूग नाहीं हे पाहून, 
२० त्यांस मी आपल्या मेंढरांच्या' लोकरीची वरे 
: दिल नसला, 
त्याच्या अवयवांस ऊब येईलसें करून. त्यांचा 
आशीवाद घेतला नसला, 
२१ वेक्षीवर कोणी आपल्या पक्षाचा आहे हें पाहून 
मी पोरक्यावर आपला हात उचलिला असला; 
२२ तर माझीं खवाटें पाठींतून निखळून पडोत, 
माझे हात खांद्याच्या सांघ्यांतून मोडून पडोत. 
२३ देवापासून येणाऱ्या विपत्तीचा मला धाक असे; 
त्याच्या प्रभावापुढें माझें कांहीं चालत नसे. 
२४ जर मीं सुवणोवर भरंवसा ठेविला असता, 


तुजवर माझी भिस्त आहे. असें सुक्‍णीस म्हटलें 


अस्ते, 
२५ जर माझें घन बहुत आहें, 
माझ्या ह्यतांनीं फार कमाई केली आहे, याचा 
_. मीं आनंद केला असता, - 
२६ जर सूरयीस प्रकाशतां पाहून. 
चंद्रास थाटाने भ्रमण करितां पाहून, 
२७ माझें मन गुप्तपणे मोहित झालें असतें, 
आणि आपल्या 
बमन केलें असतें; 


२८ तर ह्यहि  न्यायाधीक्यांपुढें नेण्याजोगा. गुन्हा | 


झाला असता, 
अक्माने ऊध्वेलोकींच्या देवाशी मी दगा केला 
असें झालें असतें. 
२९ माझ्या, देष््याचा नाश झालेला पाहून मला आनंद 
वाटला असता, 
त्याजवर अरिष्ट आलें हे पाहून मला उल्लास 
वाटला असता, 
३० ( त्याचा प्राणनाशॉ॒ व्हावा असा झाप मागून 


हाताचे चुंबन घेऊन मीं त्यांस 





अ० ३११:१८--३२५२ 


मीं आपल्या जिव्हेस पाप करूं दिलें नाहीं,) 
-३११ याच्या घरो मांसात्नाने त्पति झाली नाही असा 
एक तरी आढळेल, , 
-अर्से माझ्या डेर्‍्यांतल्या लोकांनीं म्हटलें नसेल, 
३२९ (कोणा परदेशस्थास माझ्या दाराबाहेर बिऱ्हाड 
। करून राहण्याची पाळी आली नाहीं. - 
बाटसरास माझें दार खुलें असे, ) 
३३-३४ जनसमूहाला भिऊन, न 
कुलीन घराणीं मला नांवे ठेवितील. यांचा 
धाक वाटून ग 
मी.गपचूप राहिलो व धराबाहेर पडलो नाहीं, : 
मनुष्यांसारख॑ मी. आपल्या अपराधावर झाकण 
घातलें असतें, 
माझे पाप मनांतल्या मनांत ठेपविटे असतें तर 


: ३५ माझे कोणी. ऐकणारा असता तर किती बरें होतें ! 


हॅच माझे दंस्तखत,. सवेसमर्थानें मला जाब द्यावा; 
माझ्या प्रतिवाद्याचा लेखी आरोप दाखल झाला 
असता तर बरें झालें असतें. . 


: ३६ तो मीं आपल्या खांद्यावर वोगविला असता; 


शिरोभूषणाप्रमाणें तो. डोक्याला वेटिला असता. 


, ३७ मीं पावलापावलाचा हिशोब त्याला दिला असता, 


त्याजपाश्ीं मी सरदारासारखा गेलों असतों. 


। ३८ माझ्या शेतानें मजविरुद्ध गाऱ्हाणे केळें असेल, 


त्याच्या सर्वे तासांनी मिळून आक्रोश केला असेल, 
३९ मोबदला दिल्यावांचून त्यांतळें पीक मीं खारे असेल, 
त्याच्या मालकाच्या प्राणोत्कमणास कारण झालों 
असेन, . 
४० तर त्यांत गव्हांच्या ऐवजीं कांटेधीतरे, 
जवांच्या ऐवजीं कुसळें उगबोत. 


येथें हेयोबाचें भाषण समात्त झालें. 
१ इयोब स्वतांच्या इृष्टीनें निदोष आहे 


३ २९ हे पाहून त्या तिथां पुरुषांनी त्यास उत्तर 
देण्याचें सोडून दिलें. २ मग राम पराण्यांतील 


"६७ 


अ०-३२२-रेशे:५ 


डैयोब 





बरखेंल बूजी यांचा पुत्र अलीहू याचा राग. भडकला; 
डयोबाने. देवाला निदोंषी . ठरविण्याचे सोडून 'स्वतांस 
निर्दोषी ठरवावयास पाहिलें, म्हणून त्याजवर त्याचा 
राग भडकला. ३. आपल्या तिघां भित्रांस इयोबाला 
उत्तर द्यावयास सांपडलें नसतांहि 'त्यांनी त्यास दोषी 
ठरविलें म्हणून त्यांजवरहि त्याचा. राग भडकला. ४ ते 
वयाने मोठे होते म्हणून अलीहू हेयोबाद्दी भाषण 
करावयास मिळेपर्यंत थांबला होता. ५ त्या तिघां 
पुरुषांच्या तोंडून कांहीं प्रत्युत्तर निघेना हें - पाहून 
त्याचा राग भडकला. 
६ मग बरखेल बूजी यांचा पुत्र अलीहू यानें उत्तर 
दिटें; तो म्हणाला 
मी अल्पवयी आहें व तुम्दी वयोग्रद आहां; 
म्दणून मीं सुरवत धरिली; आपलें मत तुमच्या 
पुढें प्रगट करण्यास मी कचरलों 
पाहिलेल्यांनीं 


बहुत वर्षे घालविलेल्यांनीं अकल सांगावी. 
८ पण मानवाच्या ठायी आत्मा असतो. 
सवेसमर्थाचा श्वास त्यास बुद्धि देतो. . 
*९ मनुष्य वयाने मोठे असले तरच. ते. ज्ञानी असतात, 
बयोवृद्ध असले तरच त्यांस खरेखोटे समजतें, 
: असें नाहीं. । 
१० ह्याकरितां मी म्हणतों कीं माझें ऐका; 
मीहि आपलें मत कळवितों 
११ तुम्ही कांहीं समपेक उत्तरे शोधून काढाल 
या आज्षेनें मी तुमचें भाषण ऐकत राहिलो. 
तुमचे मुद्दे मीं लक्षपूर्वक श्रवण केले 
१२ मीं तुमचें बोलणें मन लावून ऐकले; 
तों पाहा, तुम्हांतल्या कोणींहि इेयोबाच्या पक्षाचे 
खंडन केलें नाहीं 
कोणीं त्याला समर्पक उत्तर दिळें नाहीं 
१३ देवच त्याचें खंडन करील, मनुष्याच्यानें 
होणार नाही, 
इतकें ज्ञान त्याच्या ठायी आम्हांस -आढळून आलें 


आहें असें म्हणूं नका. 
१४ कारण त्यानें मजवर वादाचा मोर्चा फिरविल्तर 
नाही; 
तुमचे शब्द घेऊन मी त्यांस उत्तर देणार नाही. 
१५ त्ते थक्क झाले आहेत, कांहीं उत्तर देत नाहींत; 
शब्द त्यांना सोडून गेले आहेत. 
१६ ते बोलत नाहींत, निरत्तर होऊन उभे आहेत, 
म्हणून मीं थांबाचें काय १ 
१७ मीहि माझ्या तफेचें बोलतो, 
माझें मत प्रगट करितों. 
१८ माझ्या मनांत शब्दांची गर्दी झाली आहे; 
माझा अंतरात्मा मला स्फूर्ति देत आहे. 
१९ पाहा, माझे अंतयोम बंद करून ठेविलेल्या द्राक्षा- 
रसाप्रमाणे झालें आहे; 
नव्या द्राक्षारसाच्या बुघल्यांप्रमार्णे तें फुटावयास 
आलें आहे. 
२० मी बोललों तरच मला चैन पडेल; 


मी आपलें तोंड उघडीन, उत्तर देईन. 
२१ मी कोणाचा पक्ष धरणार नाहीं, 
कोणाची खुशामत करणार नाहीं. 
२२ खुश्यामत करण्याचें मला, ठाऊक नाहीं, 
असेल तर माझा उंत्पन्नकती मला तत्काळ घेऊन 
जाईल. 
१ तर आतां हे इंयोबा, माझें. भाषण 
२९७ श्रवण कर, 
माझें सगळें बोलणें ऐकून घे. 
-२ पाहा, आतां मीं आपलें तोंड उघडिले आहे; 
माझी जीभ माझ्या तोंडांत हाळूं लागली आहे. 
३ माझ्या मनांतले विचार जद्याचे तसे माझ्या 
शब्दांनी प्रगट होणार; 
माझ्या वाचेने प्रगट होणारें ज्ञान माझ्या तोंडून 
निष्कपटपरणे निघणार. 
४ देवाच्या आत्म्याने मला निर्माण केलें आहे; 
सवेसमर्थाच्या श्वासाने मला जीवन प्राप्त झाळें आहे. 
५ तुला उत्तर देतां येईल तर दे; 


क्ट 





मन मस) हो, मजपुढें. उभा राहा. 
६ पाहा, देवापुढें मी तुजसारखाच आहें; 

मीहि मातीच्या गोळ्याचा धडलेला आहें. 
७ माझ्या धाकानें तुला घाबरावयाला नको; 

माझा दाब तुला भारी होणार नाहीं. 
८ तुझें बोलणें माझ्या कानीं पडलें, 

तुजे शब्द मीं ऐकले, ते हे: 
९ मी शुद्ध आहें, मी निरपराध आहें; 
___ मी निष्कलंक आहें, मी निर्दोष आहे; 
१० पाहा, देव कसा मजविरुद्ध निमित्त शोधितो; 

तो मला शत्रु गणितो, 
११ तो माझे पाय खोब्यांत घालितो; 

तो माझ्या सगळ्या चालचलशणुकीवर नजर ठेवितो. 
१२ पाहा, मी तुला याचें उत्तर देतों; हॅ तुझें बोलणें 

यथार्थ नाही; 

कारण देव मानवाहून थोर आहे. 
१३ तो आपल्या कोणत्याहि करणीचें कारण सांगत 

नाहीं, ., 

म्हणून का तूं त्याजशी वाद घालितोस £ 
१४ देव एका प्रकारे नव्हे तर दोन प्रकारें मनु- 

ष्याशीं बोलतो; 

पण तो त्याकडे वित्त देत नाही. 
१५ स्वमस्थितींत, रात्रीच्या दृष्टांतांत, 

मनुष्य गाढ निद्रेंत असतां, . 

तो बिछान्यावर पडून झोप घेत असतां, 
१६ देव त्याचे कान उघडितो; 

त्यास प्राप्त झालेल्या बोधावर तो मुद्रा करितो. 
१७ तेणेंकरून तो मनुष्याच्या कृतीला आळा घालितो, 
पुरुषाच्या गर्वांचा परिहार करितो. 
१८ तो त्याचा जीव गर्तेपासून रक्षितो, 

शाक्नाने होणाऱ्या नांशापासून त्याचा जीव बचावितो. 
१९ कोणाला अशी दिक्षा होते कीं तो केल भोगीत 

बिछान्यावर लोळत राहतो 

त्याच्या हाडांची एकसारखी तडफड चालते. 
२० त्याचा जीव अन्नास कंटाळतो, 


अ० रेशे५-२३ 


त्याच्या मनाला सिष्टान्नाचा तिटकारा येतो. 
२१ त्याचा देह गळून तो दिसतो न दिसतोसा होतो; 
त्याचीं हार्डे पूर्वी दिसत नसत, तीं बाहेर 
येता. 
२२ शेवटीं तो ग्रतेंजवळ जाऊन ठेपतो, 
त्याचें जीवन नाह करणाऱ्यांच्या तावडींत जातें. 
२३ मनुष्याला सन्मार्ग दाखविणारा हजारांत एक 
असा कोणी मध्यस्थ दिव्यदूत त्यास आढळला, 
२४ तर देव त्याजवर प्रसन्न होऊन म्हणेल, 
याचा बचाव कर, याला ग्रतेत पडूं देऊं नको; 
मठा खंड मिळाला आहे. 
२५ मग त्याचें शरीर बालकाच्यापेक्षां टवटवीत होतें; 
त्याचे तारुण्याचे दिवस त्याला पुनः प्राप्त होतात. 
२६ तो देवाची प्रार्थना करितो, आणि तो त्याजचर 
प्रसन्न होतो. 
तो आनंदानें त्याचें दर्शन घेतो 
देव त्याची निर्दोषता पूवेवत्‌ स्थापीत करितो. 
२७ तो गाणीं गाऊन लोकांस म्हणतो 
मीं पाप केलें होते; मी सरळ मार्ग सोहून 
बाकड्या मार्गोने चाललो होतो, 
त्याचें प्रायश्चित्त मला मिळालें नाही; 
२८ त्याने माझा जीव रक्षिला, मला गर्तेत पह 
दिलें नाही, 
माझ्या जिवाला प्रकाश लाभला आहे. 
२९ पाहा, हें सवे देव मनुष्याला दोनतीनदा 


३० असा तो त्याचा जीव गर्तेपासून बचावितो, 
म्हणजे तो जीवनप्रकाशाने प्रकाषित होतो. 

३१ हे इयोबा, कान देऊन माझें ऐक; 
उगा राहा, मला बोलं दे. 

२२ तुला कांहीं उत्तर द्यावयाचें असेळ तर तें दे. 
बोल, कारण तुला निर्दोष ठरवाबयाची माझी 
इच्छा आहे. न 

३३ नाहीं तर माझें ऐक; 
उगा राहा; भीः तुला ज्ञान सांगतो. 


७६९ 


अ*३४१-९६ _____ क “कसला ३४४१-२८ . 


झ्योब 


----------:--"-; 


१. अलीहू आणखी म्हणाला, . 
२ समजदार लोकहो, तुम्ही मार्शे बोलणें ऐका; 
३१४ अहो, जाणते लोकहो, कान द्या... : 
३ अन्नाची परीक्षा जशी जिभेला होते, . 
तक्षी शब्दांची परीक्षा कानाला होते. | 
& आतां-न्याय्य असेल तें आपण निवहून घेळं; 
चांगळें. काय याचा आपण आपसांत निवाढा करूं. 
७ आतां इेयोब म्हणतो कीं मी. निर्दोष आहें; 
_ देवाने माझा अन्याय केला आहे; 
& माझा पक्ष खरा असतां मी.खोटा ठरलो आहे; 


मनुष्याला काय राभ होतो 


: _ १० ह्याकरिता समंजस जनहो, माझें ऐकून. ध्या;, 


देवाकडून दुष्कम व्हावे, स्वेसमर्थाकहन अन्याय 
_ व्हावा, 
'ही कल्पनाहि करावयाला नको. 
११ तो मनुष्याला त्याच्या कर्माचें प्रतिफळ देतो, 
प्रत्येकास त्याच्या त्याच्या आचाराप्रमाणें गति 
१२९ देव निःसंशय कांडी वाईट करीत :नाहीं, 
सर्वसमर्थ प्रभु विपरीत न्याय करीत नाहीं. 
१३-ही पृथ्वी त्याच्या स्वाधीन कोणीं केली आहे £ 
ह्या सर्वे जगाची. व्यवस्था कोणीं लाविली £ 
१४ त्याचें वित्त स्वतांकडेसच असले,  . 
त्यानें आपळा आत्मा व श्वास * आवरून स्वतांच्यां 
दायी परत घेतला, 
१५७ तर सर्वे जीवधार्‍यांचा एकदम प्राणांत होईल; 
मानव पुन्हा मातीस मिळेल. नी 
१६ आतां समजून घे, हे ऐक; 
माझ्या तोंडून झन्द निघतील त्यांकडे क्रान दे. 


१५ जो न्यायाचा वैरी तो शास्ता होईल काय 
जो न्यायी, जो समर्थ, त्याला तू. दोषी ठरबिशील 
काय ६. 
१८.-वूं अधम आहेस, असें राजाला म्हणणें, 
तुम्ही दुटट आहां असें अमिरांस म्हणणे. उच्ति 
होईल काय १ 
१५९ जो अमिरांची भीड राखीत नाहीं, 
जो श्रीमंताला गरिबांहून अधिक मानीत नाहीं, 
( कारण ते सवे त्याच्या हातानें निर्मोण झाले 
आहेत, ) - 
त्याला दोषी ठरविणे उचित होईेल काय £ 
२० लोक क्षणांत स्त्यु पावतात,  : 
ऐन मध्यरात्री झटके खाऊन गत. होतात; 
बलिष्ठ जन कोणाचा हात न. लागतां उच्छेद 
पावतात. 
२१ कारण देवाची दृष्टि प्रत्येकाच्या आचरणावर असते; 
त्याचें प्रत्येक पाऊल तो पाहतो. . - 
२२ अधर्मी ज्यांत ल्पून राहतील असा काळोख, 
असा घोर अंधकार नाहीं. ी 
२३ मनुष्यानें देवाच्या न्यायासनापुढे जावें म्हणून 
. _ त्याहा त्याजकडे आणखी लक्ष पुरविण्याचे प्रयो- 
जन नसर्ते. 
२४ तो बलिष्ठांचा चुराढा करितो 
आणि त्यांच्या स्थानीं दुसर्‍यांस स्थापितो; 
त्याला त्यांची चौकशी करावी लागत नाहीं. 
२५ ह्याप्रमाणे तो त्यांचीं कृत्यें जाणितो; 
तो त्यांस रात्री असा उल्थून टाकितो कीं त्यांचा 
चुराडा होतो. 
२६ ते दुष्ट आहेत म्हणून 
त्यांस तो लोकांसमक्ष ताडण करितो; 
२७ कारण त्याला अनुसरण्याचें सोडून 
त्याचा कोणताहि मागे त्यांनीं ध्यानांत आणिला 
नाहीं 


२८ त्यांच्या करणीमुळें कंगालांचा आकोझश त्याच्यापर्यंत 
गेला; 


७७० 


अ० ३४३२८-३५४१५ 





दीनांची आरोही: त्याच्या कानीं गेली. 


३५: त्याने कोणास शांतिसमाधान दिलें. तर त्याला ्ः 


कोणं दोष देईल £ 


म्यारने . तोंड. फिरविले. तर त्याचं दशन कोणाला 


होईल १ 
हँ राष्ट्रासंबंधानें .. असो कीं एका. :न्यक्तीसंबंधानें 
असो, सारखेच. 


३० हें अशासाठी. कीं अधमोव्वे राज्य होऊं नये 


व लोकांस. कोणीं मोहपाशांत. घार्ळ: नये: 
३१ देवाला कोणी कधीं म्हटलें काय की 
__ मीं निरपरांध असून शिक्षा भोगिली; :: > 
३२ जो माझा . अपराध. मठा - दिसत . नाहीं ततो; सला 


करणार नादीं 
३३ देवाकडून मिळणारें प्रतिफळ तुला -तुच्छ-वाटतें 
तर ते. काय तुझ्या मनाप्रमाणे असावें £ 
तै पाहिजे तर आवडनिवड कर, मी नाहीं; ..... 
तुळा काय वाटतें तें सांग.. डत 
३४ संब समंजस लोक 
> मारे भाषण ऐकणारे सवे. शहाणे पुरुष असें 
ग्धणतील 


३५ शेयोब अह्वानानें बोलत आहे;  ... 
त्याचें बोलणें समंजसपणाचें. नाहीं: 
३६ शेवटपर्यंत इयोबाची कसोटी. पाहावी हें बरें; 
कारण दुष्टाप्रमाणें त्याने उत्तरें दिलीं आहेत, 
३७ आपल्या पापांत आणखी अमर्यादेची भर त्यानं 


न १ अलीहू आणखी म्हणाला 
- शेत २ . देवावरील माझी फियोद: न्यायाची. आहे 


असें तुं म्हणतोस काय ££ ::“ :- . १% फफे आधा ह्याने कॉर्पॅन दंड:केलां नाही,. . .. 








. ३ यास्तव: तूं म्हणतोस कीं तुळा काय लाभ होणार १ 


“मी पाप केलें असतें तर माजे काय कमी झालें 
असतें 
४ मी तुला व तुझ्याबरोबर तुझ्या . मित्रांसहि. उत्तर 
देतों: 


५ आंकाळीकडे दृष्टि देऊन पाहा; 
हें नभोमंडळ पाहा, हें तुजहून उंच आहे. 
६- तूं पाप केलें तर देवाचें काय जातें 
तुझे अपराध बहुत .असले तर त्याचें काय 
बिघडणार 


: ७ तू धार्मिक असलास तर तू त्याला काय देणार £ 


सुजपासून त्याला :काय-मिळणार £ 


दाखीव "८ तुझ्या. अधरमोचेः फळ * तुजसारख्या “मानवाळाच 
मीं जर वाईट केलें असेल तरुःत्रसुढे-मी तसें बांधेल, 


ठुत्त्या < घर्माचें फळ: 'मोनंवसंततीलाच :' ळासेल, 


| ९ अतिदयित जुलूम शाला म्हणंजे लोक, आकोश 


करितात; - 
जबरदस्त लोकांचा .हात त्यांजवर पडला म्हणजे 
ते साहाय्यासाठी आरोळी मारितात. . 
१० तरी .पण असें कोणीहि म्हणत नाहीं कीं जो 
रात्रीची स्तोत्रे गावयाला देतो, 
तो माझा निर्माणकती कोठें आहे 


११ जो . आम्हांस एथ्वीवरील पोहून अधिक 


आणि आकाशांतील- पक्ष्याहून अधिक ज्ञान देतो. 
तो कोठें आहे £ 
१२ दुर्जनांच्या उन्मत्तपणासुळें 
ते. असा आक्रोश करितात पण कोणी ऐकत नाहीं, 
१३-देव निरर्थक ओरड. खरोखर ऐकत नाही; 3 


' १४ तू म्हणतोस कीं त्याचें दीन. मला घडतं नाही; 


पण हा तुझा वाद त्यांच्यासमोरच आहे, 
,_ तर तूं त्याची वाट पाहत: राहा; 





हें तुत म्हणण्याचा हक अहे असें तुला बाटतेकाय१ | 3 २ क 
७७१ 


खज०.३५४१५-३:२१७ 





. -त्यानें अपराधाकडे फारसें लक्ष पुरविळे, नाही 
१६: म्हणून 'इयोब, आपलें तोंड उघडून: निर्थक 


१ क्रशि शन्द कास्तविक खोरे-नाहींत;- क: 
ह पूर्ण ज्ञानी पुरुष तुंजपुढें उमा आहे. 7७. - . 
 अर्धकाहा, देवर” संमर्बःआहे तरी तो: 'कोणाल!:तुच्छ 
५९४. मानीत नाही; घ्य य. 
त्याचें ह्ञानबल प्रचंड आहे. 





तो दीनांचा न्याय करितो... :: ::£ 9: 

ऊ तौ घार्मिकांवरीळ आपली दृष्टि काढीत नाहीं : 
तर त्यांस रांजांबरीनर सिंहासनावर मक्षयः स्यापितो 
ब त्यांची उन्नति. होते; कत! 

*&'त्यांना केन्वांनीं जखडिंछ, कह कि 

. . दुःखरूप रज्जूंनीं त्यांस बांधून ठेविले, * 

९.तर' त्यांची कृंति बॅ त्योचे अपरोधे “यांची त्यांस 

जाणीव करून देतो, : : 
त्यांनीं उन्मत्तपणाचें वतेत्रें केळे असें. त्यांस॑ दाख- 
वून देतो. 





१५०. त्यांचे कान उघडून ते भोर्घः घेतील असें तोः करितो 


आणि त्यांस अधम सोडावयास सेंगितों.. “:£- : . 
१%ें ऐकून वे:अंकितत-शाठे तेर 3. : 5: ; 
ते आपले दिवस सुस्थितींत घालक्तीले. 
- आपलीं वर्षे सुखाने काढितील; : : :: 
१२९ पण त्यांनी छळले नाहो! तर ते :शञक्लानें ठार 


ची 






ज्ञानप्राप्तीचांचून त्यांचा प्राणांत- होईल. 
9३ जे मनानें अधर्मी असतात ते हृदयांत क्रोधे 
बाळगितात; : 
< . त्यानें: त्यांस बांधिळें असतां ते घावा. करीत नाहींत. 
१४ ते भरज्वानींत मरतात; रं 
त्यांचा प्राण अमंगळ पुरुषांप्रमाणे नाझ पावतो; .. 
१५ तो दुःखितांस त्यांच्या दुःखाच्या द्वारें सोडवितो; 


[१६ तो तुलाहि दुःखाच्याजबल्यांतून सोडवून - . 


संकोच नाहीं अशा: प्रशत स्थलीं नेती;.. 
तुझ्या मेजावर मिष्टाज्ञाची रेलचेल द्दोईल.. . ठी ; 


«, | भअ तूंदुष्टासारखा:दोषोरोप' करीत राहशील; 


“ तर. दोषारोप व. न्यायदंड यांच्या" तौनॅंडींत तू 


७८ सॉपिडशील.; “£ 


..१८ आपल्या क्रोधाने मोहांत पडन तू. अपमान 


करण्यास प्रवरत्त. होंऊ नको. 
हा खंड भारी आहे. म्हणून बहकूं नको 


. १९ तुझ्या अंपार संपत्तीचा 


तुह्या संपत्तीच्या साऱ्या बळाचा कांहीं उपयोग 
होडेल काय ६ 


, ९४ लोके नागच्या जागी नष्ट होतील 


अशा रात्रीची उत्कंठा धरू नको. 


"| २१ संभाळ, दुष्टतेकडे व्छ नको; 


ती तुला दुःखायेक्षां फ्संत वाटत आहे. 


' २२ पाहा, देव ऑपल्या सोमध्योने थोर छुंत्ये करितो: 


.__ त्याच्यासमांन दिक्षण देणारा कोण आहे! 
रे त्याला मार्ग लावून देणारा कोण आहे? 
तूं अधर्म केला आहे असें त्याला कोणे म्हणणार 
२४ लोकांनीं गायनरूपें त्यांच्यॉ” करणीचा महिमा वॉर्णिळ 
आहे, तो गाण्याचे वैर तव. 0.0 
२५ सवे मनुष्यें ती पाहत राइतात. 
मानव ती दुरून पाहतो. 





२६ पाहा, देव थोर आहे,: तो. आम्हांस: अगम्य आहे 


त्याच्या वर्षींची संख्या अगण्ये आहे. 
२७ तो जलबिंदु आकर्षितो;. वयाने वदा 


५3७३ 





त्यांची वाफ होऊन ते पर्जन्यरूपानें पडतात. 
२८ मेघ त्यांची श्रृष्टि करितात; :. 
ते लोकसमूहावर विपुळ .वर्षीव करितात.  . 
'२% मेघांचा पसारा, मेघमंडपांतीठ गडगडाट 
यांचें ज्ञान कोणाला होईल १ ही 
३० पाहा, तो आपणाभोवतीं प्रकाझ:प्रसरितो; 
त्यानें समुद्रतल व्यापितो. ... : 
३१. यांच्या. योगानें. तो राष्युंचा न्याय करितो 
अन्नाची विपुलता करितो. > दत 
३२ तो बिद्यु्ता आपल्या हातीं घरून: 
तिनें अचूक आघात करावा असी तिला आहा 
करितो. 
३३ मेघगर्जना त्याच्या. येण्याची खबर देते. 
गुरॅडोरॅहि- तो...येत . आहे. असें. कळवितात. 
३५9 १ है ऐकून माझें हृदय थरथरून 
स्थानभ्रष्ट होतें न 
२ ऐका हो ऐका !. त्याच्या वाणीची गर्जना ऐका, 
त्याच्या मुखांतून निघणारा ध्वनि ऐका. 
३ तो त्यास नभोमंडळाखालीं. सर्वेत्र घाडितो, 
वियुद्तेसह एथ्वीच्या. दिगंतरीं .. त्यास पाठवितो. 
४ तिच्या मागून ग्जेनेचा ध्वनि होतो. र 
तो आपल्या प्रतापी घ्वनीने. गर्जतो; . - 
त्याचा शब्द ऐकू. येतो. तेव्हां : तो . बियुद्वतेचें 
चमकर्णे थांबवीत -नाहीं.. . . 
% देव अद्भुत शब्दाने गर्जतो. 
आम्हांस अगम्य अशीं मोठीं कृत्यें तो करितो. 
६ तो हिमाला म्हणतो, एथ्वीवर पड; . 
पावसाच्या सरीला व भारी पर्जेन्यवृष्टीला तो असेच 





*"-म्हणून तो प्रत्येक मनुष्याच्या हातचा व्यवसाय 
बंद करितो. 
८ तेव्हां वनपद्ठ-भाढोसा शोचितात 


व आपल्या गुहांत फळ सहतात: .: ::.. . : ८ 1. 






सवे मानवांनी त्याला | 


अ०: ३३: २9-दे$:२% 


९ वावटळ आपल्या खजिन्यांतून: निघून“थरेले;::-£- £ 
उत्तरेकडील वाऱ्यांमुळे थंडी येते. 
देवाच्या श्वासाच्या. फुकरानें हिंम होतें. 
तेव्हां विस्तीणे अलाडाय: गोठून जातांत. 


॥ ११ तो मेघ जलपु्ण, करितो 


तो आपल्या विदयुह्ृतेवचें अभ्र . चोहोकडे... पसरितो. 
१२ ते त्याच्या सूत्राने चोहोंकडे फिरतात. क दुक 
म्हणजे. अर्थात्‌ त्यांस-:भाहापिळेळें, काये ते अखिळ 
भूप्रष्ठावर करितात; .... .. 
१३ किक्षेसाठी असो;...त्याच्या ह्या एथ्वीच्या हितासाठी 
असो. 


किंवा दया करण्यासाठीं असो; तो. त्यांस. पाठनितो 
१४ ईयोबा, कान देऊन हॅ ऐक * । 
स्तव्ध राहून देवाच्या अद्भुतकृत्यांचें :'मनन .. कर. 
१५ देव मेघांना. आज्ञा. देऊन त्यांचा. प्रकाश *चमकावयास 
कसा लावितो, 
हें तुला कळतें काय 2. .: 
१६ मेघ कसे समतोल राहतात हें तुळा कळतें काय £ 
त्या सवेज्ञाच्या . अद्भृतठत्यांचें मर्म,.. तू. जाणतोस 
काय? र 
१७ दक्षिणेकडील वाऱ्याने एम्बी निर्बात. होते 
तुझीं बसने कशीं. तापतात ? 
१८ ओतींव आरझ्यासारखें भकम. नभोसंडळ त्याच्या- 
प्रमाणे तुळा विस्तारितां येईल काय £ 
१९ त्याच्याशीं काय बोलावें. हे. आउडांस शिकीव. 
अंधकारामुळें आम्दांस शब्दयोजना करितां. येत 
« नाहीं 7 , 
२० मी बोलणार असें त्याला सांगावयाचें.काय£ . 
असें. सांगून . कोणी आपला नाश ..करून. घेहैक. 
काय? 
मेघरमंडळांतील.. देदीप्यमान सूर्येप्रकाद्य 
दिसत: नाहीं ी 
पण वारा सुटून तें स्वच्छ करितो. :.... .:. 


ग० दे७१३-३८:२६ . 


हेयोब 





२३ सवेसमर्थ तर अगम्य आहें, - 
त्याचें सामर्थ्य अप्रतिम आहे; 
तो न्याय वं धर्म विपरीत करीत नाही; 
२४ म्हणून मनुष्ये त्याचें भय घरितात; “ 
जे शहाणपणाचा अभिमान वाहतात, . 
त्याजकडे ती लक्ष देत नाही 


>. :.. १. सेव्ह परमेश्वराने वाबटळीतून हैयोबास 
शेट उत्तर दिळे तो म्हणाल, * : 
* “९ अज्ञानाचे शब्द बोळून उं 
दिव्य संकेतावर अंधकार पाडणारा. हा. कोण १ 
३ आतां मंदोत्रमाणे आपली कमर गांध; 
मी तुला हें विचारितों; मला सांग: : "- 
४॑ मी'धृथ्वीचा पाया घातला तेव्हां तू कोठें : होतास £ 
: तुला समजश््याची अकेठ असेल. तर साग. 
५ तिचें मोजमाप कोणीं ठरविठें बरें १ 
: तिला मापनसूत्र कोणीं लाविलें £ 
हें तुला ठाऊक आहे काय १ 
६ तिच्या स्तंभांचा पायां कशावर- घातला 
तिची कोनदषिला कोणीं बसविली? 
७ त्या समयी प्रभातनक्षेत्रांनी मिद्धून गायन केलें 
ब सर्व देवकुमारांनीं जयजयकार केला. : . 
८ समुद्र उफळून गर्भाशर्यांतून पडावा असा बाहेर पडला 
तेव्हां त्यास कवाडे लावून तो कोणीं अडविला १ 
९ त्या समयीं मी त्यास मेघवस्राचें पांघरूण घातलें 
दाट अभ्रांचें त्यास बाळंतें केलें ऱ 
१० मों त्याची मर्यादा फोडून काढिली 
आणि त्यास अडसर ब दरवाजे लाविले; 
११ आणि मी म्हणालो तं. येथंवरच ये; याफ्लीकडे 
तुळा येतां कामा नये; 
येथें तुझ्या तन्मत्त लहरी थोंबल्या पाहिजेत 
१२ तूं. जन्मांत कनीं प्रातःसमयाचे नियमन केलें 
आहे काय £ 
प्रमातेला आपळें स्थान दाखवून दिलें: आहे काय 
१३ यासाठीं कीं त्यानें पृथ्वीच्या दिगंतांस घरून 


: “तीवरील दुष्टांस झटकून टाकावे; 
१४ तेव्हां मुद्रेच्या ठाने जसा मातीला आकार येतो, 
तसा प्रभातेनें पृथ्वीचा आकार व्यक्त होतो. 
सवे वस्तु जशा काय त्याच्या पेहरावाप्रमार्णे ठळक 
दिसतात. 
१७ दुष्टांना त्यांचा प्रकाश नाहींसा होतो; 
त्यांचा उगारळेला हात मोडतो. 
१६ समुद्राच्या झऱ्यापर्यंत तुझा कर्धा : रिघाव शाला 
आहे काय १ 
सागराच्या खोल प्रदेशी तं. क्षी श्रमण केलें 
“आहे काय£ 
4७ म्रृत्युद्वारे तुला दृष्टिगोचर झालीं आहेत काय ६ 
त. अघोलोकाची द्वारें पाहिली आहेत काय £. 
१८ पृप्वीच्या. विस्ताराचे तुला आकलन झालें आहे. 
काय 
तुळा हें सवे ठाऊक असेळ तर सांग. 
१९ प्रकाश वसतो तिकडची वाट कोणती £ 
अंधकाराचें स्थान कोठें आहे £ 


| २० त्यास त्याच्या प्रदेशाच्या सीमेपर्यंत नेऊन तुला 


पोंचवितां येडेल काय १ 
त्याच्या ग्रहाच्या वाटा तू ओळखितोस काय? 
२१ हें सवे तुला ठाऊक असेलच; 
कारण त्या वेळीं तूं जन्मला असावास; 
तूं बहुत दिवसांचा म्दणावंयाचा; 
२२ तूं हिमाच्या भांडारांत जाऊन दिरला आहेस काय £ 
तू. गारांची भांडारे पाहिलीं आहेत काय ? 
२३ तीं मीं संकटसमयासाठीं, 
* लढाडे व युद्ध यांच्या प्रसंगासाठी राखून ठेविली . 
आहेत. 
२४ प्रकाद्याची बांटणी कशी झाली आहे? 
पूर्वेचा वारा पृथ्वीवर कसा पसरतो £ 
२५ पर्जन्याचा लोट खालीं यावा म्हणून पाट कोण 
फोडितो १ 
गर्जणार्‍्या वियुब्रतेला मार्ग कोण करितो? 
२६ अशासाठी कीं निर्जन प्रदेशांत, : । 


५७ 


अ ऐेटी२ ६ १६.. 





मनुष्यहीन अरण्यांतःपाऊेस पडावा, 
२७ उजाड व वैराणप्रदेश तृप्त करावा, 
कोवळी हिरवळ उगवेद्ली करावी; 
. रंळयर्जन्यात कोंभी: पिता आहे. काय 
दहिंवरबिंदूंस कोण जन्म देतो १ 
२९ हिम कोणाच्या गमोशयांतून निघतेः१.: .. , ४" 
आकाडझ्यांतील हिमकर्णांस कोण जन्म देतो 2. ४: 
३० जल थिजून पाषाणाप्रमारणे घट्ट होते; .. » .- 
_ जलाशयाचा एष्ठमाग गोठन जातो. ४ 
३१ कृत्तिकांचा गुच्छ तुला गुंफितां येईल काय १ 
मृगशीर्षांचे बंध तुला-सोडितां येतील काय £ 
३२ राशिचक्र योग्य समयीं तुला उदयास आणिता 
येईल काय £ : 


सप्तक्रषींस त्यांच्या संततीसहं तुला . मार्ग दाखवितां 


येईल काय १ 
३३ आकाशमंडळांचें नियम तुला मांहीत आहेत काय 
पृथ्वीवर त्याची सत्ता तुळा नेमून देतां येईल काय १ 
३४ तुजवर विपुल जटुवर्षाव व्हावा ) 
म्हणून मेघांस तुला पुकारून सांगतां. येईल काय १ 
३५ बिययुल्वता तुझ्या आहेंत आहेत काय £ 
आणि त्या येऊन, काय. आहा, असें तुला 
म्दणतात काय ? भे 
३६ घनमेघांत अक्कल कोणीं धातली £ 
अभ्रांस समज कोणीं दिली £ 
३७ कोणांस आपल्या बुद्धिसामर्थ्यानें मेघांची हजिरी 
घेतां येते ? 
आकाशचे बुघले कोण ओतितो ? 
३८ तेव्हां धूळ भिजून गोळा बंनतो 
व ढेकळे विरघळून एकमेकांस चव्िकट्न जातात. 
३९ तुला सिंहिणीची शिकार करितां येते काय £ 
तरुक सिंहाची क्षुधा तुला तृप्त करितां येते काय ? 
४० ते गुहांत दबा धरून बसतात, न 
जाळीत दहन टपून बसतात. 
४१ कावळ्याची पिळें देवाला हाका मारितात 
तीं अन्नान्न करीत चोहोंकडे भटकतात, 


३९९ » पहाडी रानझेळ्या विण्याचा काळ तुका 0 :': 








तेव्हां त्यांस ते कोण देतो १ 5 





ठाऊक आहे काय. "२ की. 

हरिणी केव्हां प्रसवतात हें तुला कळतें काय 

'<९ त्यांचे महिने . केव्हां. भरतात: याचें :गणित - तुल 
करितां येतें काय १ :: ': :  , 


१: ३-स्यांओओोभवून आधली' प्रि: वितात; दय 


त्या प्रतृतिवेदेनांपार्यन 'मु'्त*होतातं. 


| 7३ त्यांचीपिठें चष्टपुष्ट होऊन रानांत वाढतात; 


तीं त्यांला सोडून जातात; त्यांकडे वरत येत नाहींत. 
५ रानगाढवासं:कोणीं स्वैर फिरू दिलें? : 
त्याला बंधमुक्त कोणीं केलें २ 
६ त्याचें निवासस्थान न 
_ मीं रुक्ष मैदानांतील क्षारभूमि केठें आहे. 
हाकणाऱ्याचा शब्द त्याच्या कानीं पडत नाही, 
८ डोंगरांवर जें कांहीं सांपडेल तें त्याचा चारा; 
तो हरतऱ्हेची हिरवळ शोधीत फिरतो. 
९. यवा तुझी: सेवी ' करष्यास मान्य होईल काय £ 
तो रात्रीचा गव्हाणींत राहील काय ९ 
१० त्याच्या गळ्यांत जुंपणी बांधून त्याला शेताच्या 
तासांत तू.चालविश्ील काय ९ 
तो तुझ्यामागून. खोर्‍्यांतील॑ जमीन  कोंळपील 
काय £  ' 
११. त्याचें बळ मोठे आहे. म्हणून तं त्यावर भिस्त 
ठेवशील काय £ 
अथवा त्यावर आपलें काम सोपवशील काय? 
१२-तो तुझें घान्य घरी आणील व तुझ्या खळ्यांतलें 
धान्य जमा करील 
असा त्याचां तुला भरंवसा आहे काय ? 


. १३ शहार्रगीचे पंख आनंदानें फडफडतात; 





तिचे पिसारे व पेर माया करण्याच्या कर्मी 
पडतात कावी ...,.0.0.|. र 
१४ ती आपलीं मंडीं जमिनीच्या हवोली करिसें 





अ झ९:१४--७०:१७ 





-- धुळीने उबविते. 
१५ तीं कोणाळ्या पायाखाली व्िरडतील 
किंवा कोणी वनपद्ठ तीं लुडवील; याचें तिठा 


नसतें. 
१६ ती आपल्या. पिलाजी अक्षी निर्देयतेनें वागते की 
जशीं काय तीं तिची नव्हत 


आपले श्रम निष्फळ झाले: तरी- ती नि्ित.:घहते; | 
१७ कारण देवानें तिला. बुखिहीन:असें:उत्पभ!हिठे- आहे; 


तिच्या वांठ्यांला:अकल-ःआळी बाही: :£::: :: 


१८ तीं . आपली मान : उंच. .उसाह्न.7आपेळे: पेसे . 


_ .. फडफडावीत धावते; मीण कते 
तेव्हां ती घोब्याला व स्वाराला इसते; 
१५९ घोब्यास बळ तूं देतोस काय : 


त्याच्या .मानेला हलणाऱ्या आयाळीचें पांघर्ग तू | . 


घालतोस काय ९ . .:  : ., . 


तो. हत्यारबंद--शिपायाश्ी, “आामना ळूलबास- पुढे 
सरसात्रतो टे 
२२ तो भीतोस हसतो, व घाबरत नाही, 
: 'तरवारीपासून मागे हटत नाहीं. 
२३ भाता, चमकणारा भाला व बरची 
ही.त्यावर आपट्न खमखणतात. ., > : 
२४ तो उश्रतेनें व कोधानें जमीन. तोहून जातो. 
रणर्शिंगाचा नाद ऐकतांच तो अनावर होतो. - 


२५ रणरिंग जेव्हांजेव्हां चाजतें तेन्हा तो अहा! 


लढाई, सरदारांची गर्जना व रणशब्द यांचा वास 
तो दुरून काढेतो. 
२६. ससाणा तुझ्या चातुर्याने उडतो ऱ 
आणि दक्षिणेकडे उडून जाण्यास तो पख फडफडा. 
वितो काय £ । 








२७ गरड तुझ्या आहेनें भरारी मारितो 


व उंच ठिकाणीं घरर्टे करितो काय £ 
२८ तो खडकांत वस्ती करितो. 
खडकाच्या सुळक्यावर - दु्गेसस्थानीं“ आपलें * कोटे 
करितो. 


२९ तेथून तो आपलें भक्षगर निरखितो. 
: त्याच्या मेत्रांस- तें दूरवर दिसतें. 
३०. त्याचीं पिळें रक्त चाखितात) ग 
जेथें वच पावळेळे असतात तेथें तो असतो. 


१ परमेश्वराने इयोबाला आणखी म्हटलें 
९७ २ हा बोळ -लावणारा सर्वसमथौशीं आतां 
वाद घालील काय १ 
देवाशी वाद घोलणाऱ्यानें आतां उत्तर द्यावे. 


३ मग-हेयोबानें परमेश्वराला उत्तर केलें, 
४ पाहा, मी तर पामर आहें. 
मी तुला काय उत्तर देऊं £ व 
मी आपला हात आपल्या तोंडावर ठेवितो 
जाब देणार नाहीं; 
मी दोनदाहि बोललो, पण आतां पुनः बोलणार 


६ मग, . परमेश्वराने वाबटळींतून इयोबास उत्तर 
द्लिंः तो म्हणाला: 
७ आतां मर्दाप्रमाणे आपली कमर बांध; 
मी तुला विचारि्तो, मला सांग. 
८. तू माझें न्याय्यत्व खोटें पाहूं पाहतोस काय १ 
आपण  निर्दोषी ठरावे म्हणून वै. मला दोषी 
ठरवितोस काय ६ 
९ देवाच्यासारखा तुझा भुज आहे काय 
त्याच्या वाणीप्रमाणें तुला गर्जना करितां येते 
काय १ 


१ १० तूं आपणास महिमा व प्रताप यांनीं भूषित कर; 


५७६ 


दैगोंब अ० ४०:१०-४१:११ 





> तेज'यःऐस्य ही घारणकर. ...' 2 पाशात पकडून त्याच्या. नाकीतः वेसभ: कोण 


११ तुझ्या कोघाला भरतें येऊं दे, ल - ___ घालील? र 
आणि प्रत्येक गर्विष्ठास पाहून त्याची मानखंडना कर ९ १ लिव्याबानास गळ: धाडून 'तुठा ओढितां. 
१२ प्रत्येक गेर्विष्ठांस पाहून त्याला खाली पाड. । १ येईल काय £. :!: 7 6 
आणि दुष्टांस जागच्या जागीं तुडीव. र दोरीने त्याची जीभ तुलाः: दाबून : घरितां येईल 
१३ त्या सर्वांस मातीस “* _ काय £ 
- __ त्यांची. तोंडे काळोखांत . राहतील असें. त्यांठा | ६ त्याच्या नाकांत रव्हाळ्याची वेसण तुळा घाढितां . 
बांधून टाक. * * येडईेळ काय£?. .._ -: 
४/मग सुझा' उजवा हात' तुझा उद्धार करितो त्याच्या जवख्यांत गळ रोवितां येडेल काय £ 
अशी तुझी मीहि प्रशंसा करीन न , ३ तो तुं आजेव करीत राहील काय £ 
१५ तुजबरोबर. निर्माण केलेल्या बेहेमोथास पाहा; तो तुजंशी लाढोगोंडी लावील कामं £ 
तो बैलाप्रमार्णे गवत खात असतो. ड्मी तुझा सतत दास होऊन. राहीन, 
'$ै६ पाहा;- त्याच्या कमरेंतःताकद असते; .. अशी आणभाक तो तुजशीं करील काय? 
त्याच्या पोटाच्या स्नायूंत सामथ्ये अस्ते. '५ लहान -पँढ्यांशी खेळतात तसा. तूं त्याशी .खेळ- 


१७ देवदारूच्या फांदीसारखें तो आपलें ' शेपूट हालव्रितो; शील काय£ 
त्याच्या : जांघांचे लायु एकमेकांशीं. ओढले? त्याला बांधून तुझ्या कुमारींस तो खेळावयास देशील 


असतात. ी काय 
१८ त्याची हार्डे जद्या काय पितळेच्या नळ्या, ' ६ घीबरांचे संघ त्याचा व्यापार करितील काय £ 
त्याच्या फासोळ्या जसे काय लोखंडाचे गज. त्याला विभागून ते व्यापाऱ्यांला देतील काय £ 
१९ तो देवाची प्रमुखकृति आहे; <७ त्याच्या कातडींत त॑ हळ भक€ून देशील काय £ 
त्याच्या निर्माणकत्योर्ने त्याला. तरवारीने सवख | मासे मारण्याच्या बरच्या .. त्याच्या डोकींत 
केळें आहे. | खुपसझील काय ६ । 
२० डोंगर त्याला चारा पुरवितात; ८ तूं त्याला हात लावून तर पाहा, 
तेथें सवे वनपश्नु क्रीडा करितात. ह्या झटापटीची . आठवण तुला पक्की राहील; 
२१ तो कमलिनींखालीं, लव्हाळ्याच्या बेटांत आणि पुनः तूं तसें करावयाचा. नाहीस 
व दलदलींत पडून राहतो. ९ पाहा त्याला धरूं पाहणाऱ्याची आशा निष्फळ होते. 
२२९ कमलिनी त्यावर छाया करितात; ी त्याला पाहूनच एकादा गांगरून . जाणार नाहीं 
*< ओहोळांतळे वाळुंज त्याला घेरितात. काय£ 
३ पाहा, नदीच्या पुराचा लोट त्यावर आला ॥ १० त्याला विडविण्याचें. धाडस कोणी करणार नाहीं; 
क्री तो डगमगत नाहीं. तर मग मजसमोर टिकेल असा कोण आहे £ 
- . यादेनेसारुख्या नदीचा प्रवाह झपात्यानें वोहून | ११-मला -क्रोणी प्रथम कांहीं दिळें आहे काय कीं मी 
त्याच्या तोंडावर आदळला द त्याची फेड करूं £ | 
तरी तो निर्भय राहतो. र १ म्हणजे मगरास. 
२४ तो सावच असतां त्याला कोण घरील £ : *<-: २ मुळांत: कत्नान्यांढा.( जखऱ्या १:४:२१.ताहून 
५ म्हणजे जलघोटकास हू. पराह्य).. : | 


-_ १७ श्‍ १५७७ 


अ: '७१५११-७९:५ 





* अश्बिल: नॅशोीमंडळाखालीं.. 
माझें आहे. 
१२. त्याचे अघयव;स्याचें: महाबळ, : त्याचा सुंदर वांधा 
यांविषयीं बोलण्याचा मी राहणार नाहीं - 
१३ त्याचें वरलें.:आावरण :कोणाला काढून घेतां येईल £ 


त्याच्या दाढांत कोणाला शिरकाव करितां येईल £: 


१४त्याच्वा>तोंडाची क्रंवाडे: कोणास उघडितां येतील £ 
त्याच दांत चोहोंकडून विक्राळ आहेत. 


१५ त्याच्या: कवचाच्या :रांगांचा . 'त्याला->झनिमान 


बाटतो; 


श्र 


तीं जशी काय. परस्परांस :जहढून  टाकिकीं आहेत. : 
१ ३१ तो सागर रांजणासारखा घुसळतो;: ::. . 


१४ ९०८०, १८ 


१६ तीं एकमेकांशी :भैधलेळी,भाहेत. 
त्यांमधून: इवेचा:प्रवेश' होत नाहीं 





१उ-ती उजकमेकांशी जुळळेलीं ब :निकलकेली;-आहेत; . ्‌ 
१ २ तो आपल्या मागून पाण्याचा माग. प्रकाशयुक्त करितो 


$द-ती शिंकला. म्हणजे प्रकाहः-चमकतो; . . .. :.:!:' 
त्याचे डोळे प्रभातनेत्रांसारखे आहेत. 
१९ त्यांच्याःतोंडोतून.,ज्वाळा निघतात. 
अभरीऱ्या ठिणम्या-उंडतात. 


तसा त्याच्या नाकपुब्थांतून धूर निधतो. 
२१ त्याच्या श्वासाने कोळसे 'पेट घेतात; : 
त्याच्यातोंडातून अमिज्वाला' निर्घतेः: .. :: : 
२९ त्याच्या मार्नेत. बळ असतें. त क 
त्याच्यापुढे :दृहदात थंईथईे नाचत असंसे. 
२३ त्याचे भांसल भाग दाट असतात; “. 
ते त्याच्या अंगांत घद्ट बसलेले असतात, हालत 
नाहींत... 
२४ त्याचां ऊर पाषाणासारखा कठीण आहे; 
जात्याच्या खालच्या तळीसारखा तौ. कणखर आहे. 
२७ त्यानें डोकें वर केलें कीं वीरहि घाबरतात. 
भीतीनें त्यांची गाळण उडते. दज 
५६ कोणों:- त्यावर! तरवार “चालविली तरू, ती त्याला 
लागत नाहो; 


जे" आंही आहे. तें. 


भाला, बरची, तीर . ही कांहींच . त्याला : लामत 
नाहींत. डा 
२७ तो लोखंडास कस्पटासमान, वी 
पितळेस. कुजलेल्या. लाकडाप्तमान लेस्तितो 
२८ वाण त्यास पळवीत नाहीं. उ: 
गोफणयुंडे त्याला भुसासारखे लागतात. 


। *१९ गदा तो कस्पटासमान लेखितो; 


परजणाऱ्या भाल्यास तो हसतो. 
३० त्याच्या अंगाचे सालचे-भाग तीक्ष्ण धारेच्या खापर््या- 
सारखे आहेत; » 
तो व्विखलावर. जसा कायः कुळव फिरवितो. 
:भांख्यासारखा :” 


तो समुद्र मल्माच्या करन 


सोडितो. 


तेव्हां सागर झुभ्रकेशंधाऱ्यासारखा भासमान होतो. 


: ३३ जन्मतःच भीतिविरहित 


असा भूतलावर त्याजसारखा कोणी माही 


| ३४ तो उंच असलेल्या -सर्वाकडे नजर. लावण्यास भीत 


नाहीं 
तो शेते उन्मत्त पश्चंचा राजा आहे. 


१ मग ईयोब परमेश्रराला म्हणाला; 
२ तुला सर्वे कांहीं करितां येतें;. : 
तुझ्या कोणत्याहि योजनेला प्रतिबंध होणें 
नाहीं 
कसें मला कळून आलें आहे. 
३ अज्ञानाने दिव्य संकेतावर अंधकार पाडणारा असा हा 
कोणर तोमीः 
यास्तव मला समजत नाहीं ते मी बोर्लर्लो, 
तें माह्या आटोकयाबाहेरचें अद्भुत आहे, तें मला 
. कळलेंनाही. . 
४ आतां ऐक; मी बोलतो! 
मी तुला विचारितों, तूं मला बोध कर. 
५ मीं तुजविषयीं कणोपकर्णी ऐकलें होतें. 


- पवज्ट 











_ तर प्रत्यक्ष डोळ्यांनी मीं तुला पाहत आहें 
६ म्हणून मी माधारघेऊन 
: धूळराखेंत बसून. पश्चात्ताप करीत आहें. 


७ परमेश्वराचे इयोबावरोबर हें बोलणें झाल्यावर 
तो.  अठीफज तेमानीला म्हणाला, तुजवर आणि तुझ्या 
दोन्ही मित्रांवर मी संतप्त झालों आहे, कारण मजविषयीं 
माझा सेवक ईयोब जसें . यथार्थ बोलला, तसें तुम्दी 
ब्लोलला नाही . ८ तर आतां तुम्दी सात बैल ब सात 
एडके घेऊन माझा सेवक हयोब याजकडे जा व 
आपल्यासाठी होमबलि अर्पण करा; मग माझा सेवक 
हयोब तुम्हांसाठी प्रार्थना करील; कारण मी त्याज- 
वरच . अनुग्रह .करीन; म्हणजे मग माझा सेवक 
शैयोच जसें मजविषयीं यथार्थ बोलला तसें तुम्ही बोललां 
नाहीं, या तुमच्या मूखेपणाचें फळ तुम्हांस मिळणार नाहीं. 
९ हें. ऐकून अलीफज तेमानी, बिल्दद शही व 
सोफर नामाथी यांनीं जाऊन परमेश्वराच्या आह्ञे- 
प्रमाणें केलें; आणि परमेश्वराने हेयोबावर अनुप्रह केला. 

_ १० इैयोबाने आपल्या मित्रांसाठी, प्राथेना केली 
सेव्हां परमेश्वराने हयोबाच्या दुःखाचा परिहार केला; 
पूर्वी इयोवाची मालमत्ता होती तिच्या दुप्पट परमेश्वराने 


भ० ४२९५-स्तो> १४ 
त्याला: दिली. ..११. मग... त्याचे . सर्व बंधु. व ; भगिनी 
आणि पूर्वीचे त्याच्या ओळखीचे सवे लोक . त्याजकडे 
आले, - आणि - त्यांनीं -.त्याच्या घरीं. त्याच्या. पंक्तीला 
बसून भोजन केलें; आणि परमेश्वराने त्याजवर जी 
विपत्ति आणिली होती तीविषयीं वुःख प्रदर्शित. करून 
त्यांनी त्याचें समाधान केलें; प्रत्येकाने : त्याला एक 
कसीता ब॒सोन्याची एक आंगठी दिली. :१२ परमे. 
श्वरानें इयोबाचें उत्तरवय पूर्वेवयाहून अधिक सुखसंपन्न 
केळे; चौदा हजार मेंढरे, सहा हजार उंट, बेलांच्या 
हजार जोळ्या आणि हजार 'गाढवी इतक्यांचा तो 
घनी झाला. :१२३. त्याला. आणखी सात पुत्र व तीन 
कन्या झाल्या. १४. ' एका कन्येचे नांव यमीमा, 
दुसरीचें कसीया व तिसरी्वे केरेनहप्पूक अशीं 
त्यांची नावें त्यानें ठेविली. १५ इयोबाच्या कन्या- 
इतक्ष्या सुंदर खरिया सगळ्या देशांत नव्हत्या; त्यांच्या 
बापाने त्यांस त्यांच्या भावांप्रमाणेंच वतन वांटून 
दिलें. १६ त्यानंतर हैयोब : एके चाळीस वर्षे जगला; 
आणि त्यानें चार पिढ्यांपर्यंत आपले पुत्रपौत्र पाहिले. 
१७ नंतर शैयोब बृ. व. पुऱ्या बयाया होऊन 
मरण पावला. । 
१ एक विषिष्ट वजनाचें दप्याचें नाणें. 











स्तोत्रसंहिता 
भाग पहिला 


१ धन्य तो पुरुष, जो वुर्जनांच्या 
१ मसलतीनें चालत नाही; 
पापी जनांच्या मार्गात पाऊल धालीत. नाही; 
आणि धर्ननिंदकांच्या बैठकींत बसत नाही, . 
२ तर परमेश्वराच्या शाख्रांत रमतो, । 
त्याच्या शाक्षाचें अहोरात्र मनन करितो; 


३ अँ झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लाविलेटें असते, 
जें आपल्या हंगामी फळ देतें, । 
ज्याची पानें कोमत नाहींत. 
अशा झाडासारखा तो आहे; 
आणि जें कांहीं ' तों हाती घेतो तें सिद्धीस जातें. 
४ दुर्जन तसे नाहींत. : 


रन 


५७९ 


स्तो. १५४-४:२ 





ल वाऱ्याने उहून आणाऱ्या भुसासारिख्षे: आहेत. 
: यामुळें दुर्जन न्यायसंमर्यी टिकावयाचे. नाहींत 


पापी जनः घार्मिकांच्यॉ' मंढळोंत उभे. ' राहाबयाचचे 


नाहींत; 


“ : पणं दुर्जनांचा आयुःकम नष्ट होतो. 


२... १ रागट्रनी दुंगठ का मांडिली आहे! 
' क व्यर्थ योजना कां करीत आहेत 
२ पॅरमेश्वराविरुदध य त्याच्या अभिविक्ताविर्द 
पृथ्वीवरछे राजे उठळे आहेत. डी 
- . सत्ताधीश एकत्र होळन मसलत करीतत आहेत कीं 
३ उठा, पण त्यांची बंधनेंतोहन टाकू, 
- आपणोवॅरून त्यांच्या दोऱ्या फेकून देऊं ग 
: ४ स्वर्गात जो सिंहासनारूढ आहें तो दसत आह्ये; 
प्रमु त्यांचा उपहास करीत आहे. न 
५ पुढें तो त्यांच्याशी कोंघयुंक होऊन बोळे, 
*_ "तो संतप्त दोऊन त्यांस घाबरे करील. .. 
६ तो म्हणेड, मी आपल्या पवित्र सीयोन : डोंगरावर 
आपला रांजा अधिष्टित केला आहे. 
७ मी निर्णय कळवितों - 
परमेश्वर मला म्हणाला, तूं माझा पुत्र आहेस. 
आज मीं तुला जन्म दिला आहे; . 
£ मजजवळ माग म्हणजे राष्ट्रें भी तुला वतनादाखल 


दृष्वीच्या दिगंतांचें स्वामित्व तुला देतों; 
९ लोह॒दंडानें तूं त्यांस ठेचशील; 

कुंभाराच्या मढक्यासारखा. त्यांचा चुराडा करिशील. 

१०:राजांनो, आतां वहाणे व्हा, . 
पृथ्वीवरील न्यायाधीशांनो, बोध घ्या. 

११ भीड घरून परमेश्वराची सेवा करा. 
कंपित होऊन हषे करा; 

१२ पुत्राने रागावू नये आणि तुरी वाटेने त्राश पावू नये 
म्हणूनत्याचे चुंबनध्या ........ 


५८० 






"जळोळ 





: कारण त्याचा कोघ तवरित पेटेठं 
त्याला शरण जाणारे सारे धन्य होतं. 


३ [ आपला पुत्र मक्‍झालोम याच्यापुद्धन 
६ कॉरग* धार्निकांचा आयुःकम परमेश्वराळा अवगत | ' 
:. ””'झसतो १ हे”परमेश्वरा, माशे शभु किती तरी झाळे आहेत! 


दाबीद पळाला त्या प्रसंगींचें स्तोत्र 1]. 


मजवर उठळेळे बहुत आहेत. 

२ याला देवाच्या ठायीं तारण नाहीं, 
: असें माझ्या जिवाविषर्यी. म्हणणारे पुष्कळ झाले 
आहेत. [से] 
३ तरी .हे परमेश्वरा, तं. माझ्याभोवती कवच आहेस; 
तू. मार्शे गौरव, तू माझें डोकें वर करणारा आहेस. 

४ मी मोग्यानें परमेश्वराचा धावा करितों 
आणि तो आपल्या पवित्र : डोंगरांतूत भाझें 
ऐकतो. [से] . 


* ५.मीं अंथ टाकिळें व शोषी गेलों; 
“मी जागा. झालो,. कारण मरा परमेश्वराचा आधार 


आहे. 
६ लाखों छोकांनीं मठा गराडा घातला आहे. 
भीं त्यांस भ्यावयाचा नाहीं 


. * हे परमेश्वरा, ऊठ; माझ्या देवा, मला तार 


तू. माझ्या सवे वैर्‍्यांच्या तोंडांत मारिली आहे. 
वु. दुजेनांचे दांत पाडिळे आहेत. 


८. तारण परमेश्वराच्या हातून होतें; 


तुह्या लोकांना तुझा आशीर्वाद लाभो. [सेल ] 


७ [ मुख्य गवयासाठीं; तंतुवादयांच्या 


साथीनें गावयार्चे दाविदाचें स्तोत्र ] 
१ हे माझ्या न्यायदात्या देवा, 
मी तुझा धावा करितों तेव्हां माझे ऐक; 
मला तूं पेचांतून मोकळें केलें आहे; 
मजवर कृपा कर, माझी प्रार्थना ऐक. 


२ अहो महाजनहो, . माझ्या. गौरवाची अप्रतिष्ठा 


, _ कोठवर चालणार १ 
तुम्दांला वायफळ .गोष्टी आषडणार काय £ 


त्तया 





_ : तुम्ही लबाडीची कास कोठवर, घरणार £ [ सेल ] 
३ तरी हें घ्यानांतठेवा की , - : 
परमेश्वराने आपणासाठी 'भक्‍्तिमांन इसम. निवहून 
काढिला आहे; 
मी परमेश्वराचा. घावा करीन तेव्हां तोः ऐकेल 


४ भीति. बाळगा, पाप करूं नका 


शग्येवर पढून आपल्या मनाशी विचार करा; 


स्तव्ध राहा. [सेल] 
५ धार्मिक्रतापूर्वक यज्ञ करा; 
परमेश्वरावर भाव ठेवा. .. .. 
६ आम्हांला चांगळे दिवस कोण दाखवील 
असें म्हणणारे पुष्कळ आहेत. 
हे परमेश्वरा, तूं आपलें सुखतेज आम्दांवर पाड. 
७ धान्य व द्राक्षारस यांची समृद्धि झाली 
म्हणजे लोकांस आनंद होतो 
त्यापेक्षा अधिक आनंद तूं माझ्या: हृदयांत उत्पन्न 
केला आहे. . 
८ मी स्वस्थपणे पहून लागलाच झोपी जातों । 
कारण, हे परमेश्वरा, तू. मला 'एकांतांत निर्भय 


वर्‌ [ सख्य. . गवयासाठीं;  वाजंत्रांच्या ::साथीरने गाव 

याचें दाविदाचें स्वोत्र.] न्य 

-१ हे परमेश्वरा, मांड्या बोलण्याकडे कान-दे,. . 

, माझ्या चिंतनाकडे लक्ष दे. 

२ हे. माझ्या राजा, माझ्या देवा, . 
माझ्या धाव्याच्या वाणीकडे..कान द्र 
मी तुझी प्रार्थना करीत: आहें. ऱ 

“३ हे परमेश्वरा, प्रातःकाळी . तु: सत्सी. बाशी ; ऐकतोस 





सकाळीं मी प्रार्थना जुळवून ती तुरा. :हाक-करीन, | 


आणि तुझी प्रतीक्षा करीत राहीन. 


४ कारण. तू दुष्टाईेची आवड धघरणभाराः देव नाहींत; 


दुर्जनाला तुझ्याजवळ थारा नाईीं.. 


प तस्य तीपु बबाहे कजारे टिकनार : नादी. 


सर्वे कुकर्म करणार्‍यांचा तला. तिटकारा आहे. 





५८५ 


_ ६ असत्य भाषण करणार्‍यांचा त॑-नाझः करेलोत; 


खुनी..व कपटी. मतुष्याचा परमेथराळा बीर आहे. 

७ मी तर तुझ्या अपार इपेत्रे: तुझ्या मेदिरांत येईन; 
तुझी मीड धरून तुझ्या पवित्र त्थानाकडे. तोंड 
८ हे परमेश्वरा, माझ्यासाठी शत्रु टपळे आहेत, 
म्हणून तू. मला आपल्या न्यायपथारने ने, 

- आपला मार्ग मजपुढें नीट कर. 


- ९ त्यांच्या तोंडाचा अरंवसा नाही; 


' _ त्यांचें अंतर्याम केवळ खाच आहे; 
त्यांचा घसा. केवळ उघडे थें आहे; 
ते आपल्या जिव्हेनें गोडगोड बोलतात. 
१० हे देवा, त्यांस दोषी ठरीव 
ते आपल्या मसल्तींत फसोत; 
त्यांच्या बहुत अपराधांस्तव त्यांस झुगारून दे, 
क्रारण ते तुला जुमानीत नाहींत; . 
११ परंतु तुझा. आश्रय. करणारे सारे हर्ष करोत; 
त्यांचें तूं रक्षण करितोस म्हणून ते सदा गजर करोत. 
- ज्यांस बुझें नाम. प्रिय आहे. ते. तुझ्या. ठरयीं 
उल्लास पावोत.. . 
१२ कारण तूंच धार्मिकाला आशीर्वाद देतोस; 
हे परमेश्वरा, तू कवचाप्रसाणें त्याला कृपाप्रसादाने 


द्‌ [ सख्य गवयासाठीं आ त लागीं आठव्या 
(जीच ):शवराक; गावमाचें दाविदारने-स्तोष 3 
१, हे. परमेश्वरा; क्ोघालेज्ाला: शासन, अक. नको: 





क हे पलोचत, मदय बळ, माझा. जोत सोडव 


स्तोश ६४-६१ 


स्तोत्रसंहिता 





तूं ऑपल्या बात्सल्यास्तवं मेला तार; 

५ कारण सेंतावस्यंत तुझें स्मरण कोणाला राहत. नाहीं; 
अधोंळीकांत तुझे: उपकारस्मरण कोणं करणार! 

६ मी कणून कण्हूंन थकलो आहें, ल्य 


रोज रात्री, मी आपले अंधरूग .- आसवांत 


पोहवितों 
मी आपला पलंग. अश्रंनी मिजवितों. 
* शोक्रानं माझी दृष्टि क्षीण झाली आहे; 
माझ्या सवे शत्रंमुळे माझे. नेत्र जौर्ण॑ झाले 
आहेत. 
८ अहो दुष्कर्म्यांनो, तुम्ही सवे माझ्यापुढून 
निघून जा । 
कारण परमेश्वरानं माझा आक्रोश ऐकला आहे. 
९ परमेश्वरानं माझी विनवणी ऐकली आद्दे; 
परमेश्वर मांझी प्रार्थना मान्य करील. 
१० माझे सर्वे वैरी फजीत होतील व फार घाबरंतील; 


-_ ते माघारे फिरतील, एकाएकी लजित. होतील 


9 [ बन्यामिनी कूश यांच्या बोलण्यामुळे दाविदानें 
परमेश्वराला गाशलेले क्षोभस्तोत्र ] 
१ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा. उ 
“ मो तुझा आश्रय केल आहे. 
माझ्य़ा पाठीस लागणार्‍या 
रक्षण कर, 
मला. सोडीव 
२ नाहीं “तर सिंहांत्रमाणें तो मला फाडून टाकील 
मला सोडविणारा नाहीं 'म्हणून माझे तो तुकडेतुकडे 
करील : 
'३ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा; - 
मीं असें कांहीं केळें असेल, 
माझ्या हातून अन्याय घडंलां असेल; : 
४ मजशी मिळूनमिसळून असणाऱयार्चे नीं वाईट 
केलें असेल, : 


मॉ तर उलट - निष्कारण झालेल्या आपल्या | 


वैव्याला सोडविळें आहे, ) 


सर्वांपासून मार्झे ' 





५ तर वैरी -माझ्या पाठीस लागो, मला गांठो, 
माझा जीव मातीत तुडवो, 
“:: आणि माझें गोरव घुळीस मिळवो. 
६ हे परमेश्ररा, तूं कोधाविष्ट होऊन ळठ, 
माझ्या सत्रूच्या संतापाविरुद्ध उभा राहा. 
माझ्यासाठी जाग्रत हो. 
तूं न्यायाची योजना केलीच आहे; 
७तुला लोकांचा समुदाय घेरो; 
तूं पुनरपि त्यांच्यावर उच्स्थानीं आरूढ हो: 
८ परमेश्वर लोकांचा न्याय करितो; 
माझ्या धार्मिकतेप्रमाणें व माझ्या ठायीं . असलेल्या 
सात्विकतेप्रमाणे, 
- हे परमेश्वरा, माझा न्याय कर. 
९ दुष्टाची दुष्टाई नष्ट होवो, 
धार्मिकाला तूं खंबीर कर; 
न्यायी देव हृदयें व अंतःकरणें पारखणारा आहे. 
१० सरळ मनाच्यांस तारणारा देव 
__ याने माझी ढाल धरिली आहे. 
३ देव न्यायपर न्यायाधीश आहे; 
तो प्रतिदिनीं धाक दाखविणारा देव आहे. 
१२ कोणी मनुष्य वळला नाहीं 
* तर त्याच्याविरुद्ध तो आपली तरदार -पाजळितो, 
त्याने धनुष्य वाकवून सजञ केलें आहे. 
१३ त्याच्यासाठीं त्यान. प्राणघातक शक्षे सिद्ध केलीं 
आहेत; 
त्यानं आपले अभिबाण तयार केले आहेत. 
१४ पाहा, तो दुष्कमीच्या वेणा देतो; 
उपद्रवाची ग्रमधारणा करितो, 
ब॒ असत्याला प्रसवतो. . 
१५ त्याने खाडा खणून खोल केला 
आपल्या खाड्यात आपणच पडला. र 
१६ श्यानने केळेला अपकार त्यांच्याच शिरीं फडेल 
त्याचा बठातार त्याच्याच मांथीं येईल 
१७ परमेश्वराच्या न्यायपरायणतेमुळें 
मी त्याची स्तुति करीन; 


- [सद्य] 


५८२ 


स्तोन्नसंहिता -__ स्तो" ४:१७-६४%७ 





याााााााशााााााााा्ाााााााााााााााासााा्ासाकय्ययय्यखाळ सना 





: परात्पर परमेश्वराच्या नामाचे स्तोत्र गाहेनः: : - तुझ्या सर्व अद्भुत कृतींचें वर्णन करीन: .- :£ 
ह. २ मो तुझ्या ठायीं हषे व उल्लास पावे; . 
€€. [मुख्य गवयासाठी; गित्ती चालीवर हे परात्परा, मी तुझ्या नामाचे स्तवन “गाईन; -< .. - 
":>. _ ., गावयाचें दाविदांचें स्तो ] |: : २ माझे वैरी फिरून ठोकर खातात. 
- :१ हेःपरमेश्वरा, आमच्याप्रभो,  - . तुला पाहून नाश पावतात. ण्य 
,सर्व एथ्वीवर तुझें नाम किती थोर आहे'! २४ कारण तूं माझा “कैवार. घेऊन न्याय केला . आहे. 
तूं आपे वैभव- भाकाशभर प्रसरिलें आहे. '| तूं यथार्थ न्याय करीत सिंहासनावर बसळा आहेस. 
“२ तूं. वाळके व ताल्हुलीं यांच्या मुखाने सामर्थ्य | -५ तूं राष्ट्रास थधमकानिलं आहे; 
स्थापीत केलें आहे दुर्जनांचा तूं नाश केला आहे. गा 
तुला विसेधी आहित म्हणून तूं त्यांचें नांव सदास्‌वेकाळे-पुसून टाकिले. आहे 
आणिःवैरी व सूड घेणारा यांस : ६ वैर्‍्यांचा समूळ :नाह्व :झाला. आहे. 
- _. कुंठित करावें म्हणून द. असें केलें. : त्यांचा कायमचा नायनाट झाला आहे. 
३ आकाश जें तुझें अंगुलिकाय, जीं झहरें तूं उजाड-केलींत्यांची ... - : 
व त्यांत तू. नेमिळेळे-- चंद्र -व॒ तारे यांजकडे आठवण देखील नाहींशी झाली आहे... .. :: 
पाहावें तर--- ७ परमेश्वर तर सवेकाळ सिंहासनारूढ आहे. 
४ मत्ये. मनुष्य: तो ,काय कीं. तूं: त्याची. आठवण त्यानें न्याय करुण्याकरितां..आपलें आसन. स्थापिले 
करावी-१ ः आहे. . . | 
मानव तों काय कीं तूं त्याला दर्शीनःहद्यावे ?  ., | ८ तोच जगाचा यथार्थ न्याय. करील 
_ ५ तू त्यात देवापेक्षा किंचित्‌. . कसी असें । : तो लोकांना खरा न्याय देईल 
:. . केलेआहे;  . .» >. __। ५ परमेश्वर पोडितांसाठी उद्यदुर्ग आहे; 
त्याहा गौरव व थोरवी यांनीं मुकुटमंडित केलें आहे. | तो. संकटसमयी उद्चदुगे आहे. 
६ तूं. त्याला आपल्या हातच्या कृत्यांवरचें, प्रभुत्व | १० ज्यांस तुझ्या नामाची ओळख आहे ते तुजवर 
दिलें आहे. - भाव ठेवितील. व 
तूं सवे कांहीं त्याच्या पायांखाठीं-- ठेविलें. आहे. कारण, हे परमेश्वरा, .जे तुला शरण आले त्यांस तूं 
७. दोरडेंमेंढरें, गुरेंढोरें हीं सारी ः .. :< टाकिले नाहीं. 
तसेंच वनपशु. ११. सीग्रोननिवासी परमेश्वराचे स्तवन करा, :--.. 
< अकाशांतील पांखरें, समुद्रांतील. मासे त्याचीं छृत्यें राष्ट्राराष्ट्रंस विदित करा; :- > 
व जलांत संचार करणारे सर्व प्राशी.: : :5.. १२ कारण रक्तपातूचा ., : सुढ,::उर्गाशकऱयास!ः्त्यांची 
६ हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभो, “ -- भाठवण आहे; . 
सर्वे एथ्वीवर तुझें नाम किती थोर आहे! तो दीनांचा -आक्रोश्:किहसत्र-नाहीं: 
१३ हे परमेश्वरा, मजवर दया कर, .:. 
९ [ सुख्य.गत्र्‍यासाठी;- मूथलाब्बेन या मलाः मृत्बुद्धारांतून उठंबिणाऱ्या, 
रागावर गावयाचें दाविदाचें स्तोत्र ] माझा द्वेष करणाऱ्यांपत्तूत :कला” क्ाळेली,.. पीडा 
- १ मी अगदीं. मनापासून परमेश्वराचे उपकारस्मरण । . : : पाहा. 
करीन; शः .] १४ म्हणजे मी तुझी सारी कीर्ति वर्णान; - 


्द्झ 


स्नोड द४-१०१५ 





१५ राष्ट्रें आपण केलेल्या खार्चेत स्वतःच पडली आहेत. 
त्यांनी गुप्तपणे मोॉडिठेल्या जाळ्यांत त्यांजेय पाय 
-१९ परमेश्वराने न्यायनिवाडा करून स्वतः प्रभेट केलें 


औहे; 
इुजेनास त्याच्याच : हातच्या पाशांत- त्यातें गुंत- | - 
विळेंआहे. ... [ हिग्गाबोन. सेल ) 
१७ देवाला विसंरणारी सवे.राे: र ः 


म्हणजे दुर्जन अधोलोकांत!परत जातील. : 
१८ कंगालाचें. नेहमींचं विस्मरण होणार नाही 


६७. _) दे पेण द दुर अ पतात? 


ज्या युक्ति ते योजितात त्यांतच ते सांपडतात. 
३ कारण दुर्जन आपल्या मनांतील ' हावेची - शेखी 


तुझे निर्णय त्यांच्या अगदी दृष्टीपलीकडे उच्च असे | - 


असतात; 


ती क्य] 


संकटसमयी दृष्सेजॉड का होतोस? | 
। २ दुजेनांच्या गर्वीबुळें दीन दुश्ानें होर- | 
वि जातो; | १३ देवाला दुर्जन कां तुच्छ मानितो १ 


मी ढळावयाचा नाही, . -- 
मी पिढ्यानपिढ्याहि बविपत्तींत पडावयाचा नाहीं. 
७ शाप, कपट व जुलूम यांनीं त्याचें. तोंड. भरलें 
आहे; 


उपद्रव व. दुष्टाई त्यांच्या जिव्हेशी आहेत. 
८ गांवांतील: दडण्याच्या ठिकाणीं तो. दबा. भ्ररून 
बसतो; ८. टक 
. गुप्त स्थळीं तो निरपराघ्याचा भरात करिलो;... 
त्याचे डोळे लाचाराविरुद्ध टपलेले असतात. 
९ जाळींत जसा सिंह. . तसा :तो गुप्तः स्थळी टपून 


>” तो दीनास धराक्यास टपून बसतो. 
दीनास आपल्या जाळ्यांत ओहून. धरितो. 
'१० लाचारांचा चुरोडा होऊन तो वाकून जातो, 
आणि त्याच्या बळकट पंजांत सांपडतो. 
११ तो आपल्या मनांत म्हणतो, दना 
देवालय विसर पडला आहे, 
त्याने आपलें तोंड लपविठें आहे, तो हें कधीच 


नाहीं 
१९८हे परमेश्वरा, ऊंठ; हे देवा, आपला हात उगार; 
दीनास विसरू नको. 


तूं झडती घेणार नांहींसं असें. तो आपल्या मनांत 
कां म्हणतो £ 
१४ तूं हें पाहिलेच आहें, 
उपद्रव व दुःख यांचा बदलां :आपल्या हाताने 
देण्यासाठीं न 
त्यांजकडे तूं नेजर ल्मवितोसं; 
लाचार तुज़वर हवाला टाकितो. 
पोरक्यांचा साहाय्यकर्ता तू आहेस. . : 
१५ दुर्जनांचा भुज मोहन टाक; * 
'दुष्टाचें दुष्कर्म निःशेष होईपर्यंत त्याचा पिच्छा 
पुरीव, 


थ्ट्ड 





स्तोत्रसेहिता स्तो; १०५१६-१३४ 
१६ परमेश्वर युगानुयुग राजा आहे; मान उरला नाहीं 
त्याच्या देशांतून राष्ट्रें नष्ट झालीं आहेत. : . मानवजातींतळे किश्वसनीय लोक नाहींतसे झाळेः 
* १७ हे. परमेश्वरा, . तू. दीनांचा मनोरथ अगदीं पूर्ण आहेत. 
र्‍- केला आहे; २ ते एकमेकांशीं असत्य भाषण क्ररितात, . 
-_ . त्यांचें मन. तूं स्थिर करितोस; - ते दुजाभाव ठेवून खुशामतीचे. शब्द बोलतात.. 
१८ पोरक्यांसः वः:पीडितांस न्याय: मिळावा . - ३ खुशामत करणारे सवे ओठ, 


-. आणि सृतिकेपासून-घडलेर पा मजुष्यानें त्यांस इतःपर 
दहशत घालू नये म्हणून  :- : 
तूं त्यांच्याकडे कान देतोस. 
९५१  ( मुल्य गक्‍्याताठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 
१ मीं परमेश्वराचा आधय केठा आहे.  . 
तर तुम्ही माझ्या जिवाला असें कां म्हणतां कीं 
तूं पक्ष्याप्रमाणे आपल्या डोंगराकडे उडून जा £ 
२ पाहा, दुर्जन धनुष्य वाकवीत आहेत; 
सरळ मनाच्यांस अंधारांत मारावयासाठीं दोरीला 
तीर लावीत आहेत, 
३ आधारस्तंभच ढासळले 
धार्मिक काय करणार £ . ठं 
४ परमेश्वर आपल्या पवित्र मंदिरांत आहे; 
परमेश्वराचे सिंहासन स्वर्गात आहे; 
त्याचे नेत्र. मःनंवांस पाहतात. ी 
त्याच्या पापण्या त्यांस अ्जमावितांत.' - 
५ परमेश्वर धार्मिकाला कसास लावितो; 
त्याठा दुर्जन व॒बलात्कारप्रिय यांचा वीट येतो. 
६ दुर्जनांवरतीं तो पाशावर पाश टाकील, 
अभि, गंधक व दाहक वारा 
यांचा प्याला त्यांच्या वांग्यास येडेल. 
७ कारण परमेश्वर न्यायी आहे; 
त्याला धार्मिकता प्रिय आहे; 
सरळांस त्याचें. दर्शन होईल. 


१ -: [ मख्य गवयासाठी; माठव्या ( च्य 


स्वरावर गावयारचें दाविदाचें स्तोत्र 
१ हे परमेश्वरा, साहाय्य कर, कारन कोणी भकि- 


५८५ 


१ैशॅ 


. फुझारक्या मारणारी जिव्हा परमेश्वर कापून टाकील. 
४ ते म्हणतात, आम्ही आपल्या जिव्हेनें प्रबळ होऊं, 

आमचे ओढ आमचेच आहेत, . 

आमचा धनी कोण १ . 
५ परमेश्वर म्हणतो, दीनांवरीठ . - 

जुलमामुळें व कंग्रालांच्या उसाशांसुळे 

मी आतां उठलो आहें. व 

ज्या आश्रयाचा सोस त्याला लागला आहे. 

त्यांत मी त्यास सुरक्षित .ठेनीन 
६ परमेश्वराची वचनें बद्ध वचनें आहेत; 

भट्टीत सत वेळां झुद्ध करून 

भूमीवर ओतिलेल्या रुप्यासारखीं तीं आहेत. 
७ हे परमेश्वरा, त त्यांस संभाळशील, 

ह्या पिढीपासून .तूं त्यांचा कायमचा बचाव करक्षील. 
८ मानवजातींत नीचत्वाला उचपद प्राप्त झाळें . 


[ मुख्य गवयासाठीं, दाविदाचें स्तोत्र ] 
१ हे. परमेश्वरा, तू॑ मला कोठवर विसरणार १ सर्बेकाळ 


तूं मजपासून आपलें मुख कोठवर लपविणार १” . . 
२ मीं कोठवर: आपल्या मेनांत बेत योजीत.:राहावें 
आणि दिवसभर डुदयांत दुःख वागवावे :... >. 

कोठवर माझा शत्रु मजवर वरचढ करणार £ 
३ हे परमेश्वरा, माझ्या. देवा, मजकडे पाहा, माझें ऐक, 





स्तो». १दे$ड--१६५७ .. 





आणि मी ढळलों असतां माझे शत्रु उद्रसतीठ 
७ मी तरं: तुझ्या दयेवर मेरंक्सा. ठेविला. आहे; 

माझें हृदय तू सिद्ध केलेल्या तारणाबें:उड्डासेल. 
६ परमेश्वराने मजवर-बहुत॑ उपकॉर केले, 

म्हणून मी त्यापुढे गायन करीन स्लट 


चु छे [ मुख्य गॅक्यासाठीं दाविदारचे स्तैत्र] - . 
१ सूढ आपल्या मनांत म्हणतो, देव नाही; ' *- 
___ लोक दुष्ट व अमंगळ कर्मेकार्तात, “; - >. 
सत्कर्म करणाराकोणी-नाही... *“ _.< 
२ कोणी समंजस आहे कीं काय, 
कोणी देवभक्तआहेकीं काग, । _' : 
हँ पाहण्यासाठी परमेश्वराने मानवांकडे : स्वर्गातून 
अवलोकन केलें यी 
२ ते सवे मार्गश्र्ट झाळे आहेत; ' 
एकूणएक'ब्रिघढले आहेत. डर 
सत्तर्म करणारा. असा -कोणी  नाही,- -एकहि मोही 
४ सर्व दुष्कर्म : करणारे: अगदी ज्ञानद्यन्य आहेत क्राय £ 
ते भाकरीप्रमाणे माश्या लोकांस खातात, 
परमेश्वराचे नाम घेत नाहींत: त 
५ पाहा, ते भयभीत झाले आहेत, 
कारण देव धार्मिक लोकांत वसतो. 
६:दीनोच्या 'किवारमसलतीची चुम्दी झबहेलना करितां. 
पण त्याचा आश्रय परमेधश्‍र आहे. .. . 
७ देव करी आणि सीयोनांतून- इत्नाएकार्चा. उद्धार होवो. 
"परमेश्वर आपल्या लोकांचें दास्य उठटनीलठ, . 
तेव्हां याकोब उंद्मासेल, इद्लाएल हर्षे पानेळ. .- 


१५ . [दाखिवला 
१ हे परमेश्वरा, तुझ्या मंडपांत कोण वस्ती. करील £ 


तुत्या पवित्र डोंगरोवेर कोण राहील £ 
.. ९ जो सात्विकतेनें चालतो व नीतीने वागतो, 


१६ 


आपल्या मनापासून सत्य बोलतो,.. . 


३ आपल्या जिव्हेने चुग्ली करीत नाहीं, 
'- आपल्या सोबत्याचें वाईट करीत नाहीं. 


आपल्या शेजाऱ्याची निंदा ऐकत त्ताहीं 


- ४ अधमाला तुच्छ लेखितो 


परमेश्वराचे. मय बाळगणाऱ्यांचा सन्मान. करितो 
आपण :बाहिळिलूझ-दापथेने: स्वतःचे अहित झालें 
तरी ती मोडीत नाहीं, नकी 


५ आपला प्रैसा वाढीदिढीला लावीत नाहीं 


निरप्राध्याची हानि करण्याकरिता लांच . घेत 
नाहीं, तो; 
जो असा वाग्रंतो तो कधीं ढळणार नाही. 


| [ दांबिदाचें मिक्ताम स्तोत्र ] 


१ हवे देवा, माझें रक्षण कर, 

कारण मीं तुझा आश्रय धरिला आहे. 

२ मीं परमेश्वराला म्हटलें, तूंच माझा प्रभु आहेस; 
तुजपरतें मला सुख नाहीं. * 

३ पृथ्वीवरील पवित्र जन हेच श्रेष्ठ होत, 
त्यांच्या ठायी माझा सवे आनंद आहे.. 

४ जे परमेश्वराला सोहून अन्य देवाच्या भक्तीस 


/. हागतात त्यांना बहुत दुःखें होतील; 


ते रक्तमय पेयापणें अर्पितात 
तशीं मीं आर्पिणार नाही, 
मी त्यांच्या देवांचें नांव घेणार नाहीं. 
५ परमेश्वर माझ्या वतनाचा न 
व प्याल्याचा वांटा आहे; 
माझा वांटा संभाळणारा. तूंच आहेस. . , 
६ मजसाठीं मापनसूरत्रे रमणीय स्थानीं पडली भाहेत; 


: माझें वतन भाझ्या मनाजोगें आहे. 


परमेश्वराने मां बोघ केल आहे, 
त्याचां मी धन्यवाद करितों. 
मॉथ अंतयोमहि मला रांत्री उपदेश करिते. 


५८६ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो» १९:८-१८:१ 





८ मीं आपल्यापुढे परमेश्वराला नित्य ठेविलें आहे; 


तो माझ्या उजवीकडे आहे, 
म्हणून मी ढळणार नाहीं. 
९ यास्तव माझे हृदय आनंदित होतें, 
माझा आत्मा उल्लासतो 
माझा 'देहहि सुरक्षित राहतो. 
३० कारण तू माझा जीव अधोलोकांत राहूं देणार 
नाहींस 
त. आपल्यां भक्तास गतंचा अनुभव घडू देणार 
नाहींस: 
३१ जीवनाचा माग तूं मला. दाखविशील; 
तुझ्या साक्निघ्यांत पूर्णानंद आहे; 
तुझ्या उजव्या हातांत सौख्यें सदोदित आहेत. 


६९9 [ दाविदाची प्रार्थना ] 


१ हे. परमेश्वरा, न्यायवाद ऐक, 
माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे, 
माझ्या. निष्कपट मुखाने उच्चारिलेल्या प्रार्थनेकडे 
कान दे. 
२ माझा निवाडा तुझ्यापुढें होवो; 
तुझे डोळे समतेनें पाहतात. 
३ तूं माझें हृद्य पारखिळें आहे, 
रात्रीं तू माझी झडती घेतली आहे, 
तूं मला तावूनसुलाखून पाहिले आहे, 
तरी तुला कांही आढळलें नाहीं; 
मी मुखाने अतिक्रमण करणार नाहीं, 
असा संकल्प मीं केला आहे 
४ मनुष्यांच्या कृत्यांविषयी म्हटलं * तर, तुझ्या 
तोंडच्या वचनानें 
मीं आपणाला जबरदस्तांच्या 
मार्गापासून दूर राखिलें आहे. 
५ माझीं पावलें तुझ्य़ा मागीला अगदीं धरून आहेत, 
माझे पाय धसरले नाहींत. 
६ मीं तुझा धावा केला आहे, 


कारण, हे देवा, तूं माझें ऐकतोस; 
मजकडे कान दे, माझं म्हणणें ऐक. 
७ तुझा आश्रय करणाऱ्यांचे 

त्यांच्या विरोध्यांपासून 

तूं आपल्या उजव्या हाताने रक्षण करिंतोस' 

तर तू आतां विशेष वात्सल्य दाखीव, 

"८ मला. डोळ्याच्या बाहुलीप्रमाणें राख, 

आपल्या पंखांच्या छायेत लपीव, 
“२ कारण दुर्जन मजवर जुलूम करितात, 

माझे हाडवेरी मला घेरितात. 
१० त्यांना चरबी दाटली' आहे; 

ते आपल्या मुखाने. गर्वाचें भाषणे करितात. 
११ आतां ते पावलोपावली आम्हांस घेरोत आहेत; 

ते आम्हांस घुळीस मिळबिण्यास पाहत आहेत. 
१२ भक्ष्य फाडण्यास उंतावळा झालेला सिंह, 

टपून बसलेला तरुण सिंह, 

यांसारखा तों आहे... . 
१३ हे परमेश्वरा, ऊठ, त्यांजशीं सामना कर, त्याला 

चीत कर; 

आपल्या तरवारीनें दुर्जैनापासून माझा जीव सोडीव. 

१४ हे परमेश्वरा, आपलें ' वतन इहलोकींच आहे असें 


ज्यांस वाटतें, 

ज्यांचें पोट तूं आपल्या भांडारांतून भरितोस, 

अश्या मानवांपासून, प्रापैच्षिक मानवांपासून 
आपल्या हातानें माझां जीव सोडीव; 

ते संततींतच तृप्त असंतात, 

आणि आपण सांठविलेळें धन आपल्या मुलां- 
साठीं मागें ठेवितात. 


१५ मी तर धार्मिक ठरून मला तुझ्या मुखाचें 
ददन घडो. 
मी जागा होईन तेव्हां तुझ्या दरीनारने माझी 
तृप्ति होवो. 


गक्‍यासाठी; परमेश्वराचा  सेक्क 
वावीद याचें स्तोत्र; परमेश्वराने त्याला त्याच्या 


१८ 


५८७ 


स्तो« १८४१-२७. 


व वैऱ्यांच्या हातून ब॒शौलाच्या हातून. सोडविर्ले 
स्या दिवशीं तो . जी वचनें. गीतरूपार्ने -परमेश्वरापुर्ढे 
बोल्ला तीं हॉः ] । < 
१ हे परमेश्वरा, माझ्या सामध्यो; 
मी तुजवर प्रेम करितों. - 
२ परमेश्वर माझा 'दुगे, साझा गडं,. मळा.-सोटबिणारा, 
माझा देव, माझा खडक आहे, त्याचा आश्रय मी 





३ स्तुतिपात्र परमेश्वराचा मरी पावा. करितों 
तेव्हा, शत्रूंपासून माझा-कचाव:होतो. 
४ सृत्युबंधनांनीं. मठा वेष्टिलें, : 
नाझशाच्या पुरांनीं मतला थाने केलें... . डे स 

५ अघोलोकाच्या बंधनांनीं सळा:भेरिलें, 
भृत्युपाश मजवर आले, - :- . .: 
६ मीं आपल्या संकटांत परमेश्वराचा. घावा केळ, 
माझ्या देवाढा:मीं हक, मारिळी; ...... 
त्यानें आपल्या मंदिरांतून माझी . .वाणी ऐकली 
मीं मारिळेळी. हाक. त्याच्या क्रानीं गेली 
४ तेव्हां पथ्वी हालली व. कांपंली, 
पंवेतांचे पाये डळंमळलळे 
त्यांला झोके बसले, .. .... . 
.. »कारण.तो संतप्त.झाला होत! 
८ त्याच्या ताकपुख्यांतून धूर. निघत. होता, 
त्याच्या . मुखांतून अभि ...निघून. म्राझीत.. चालला 
5: होता. 
त्यामुळें निखारे घगघगत होते. 
९. आकाश लववून. तो खालीं उतरला. ् 
त्याच्या पायीखालीं निबिड अंधकार होता. 
१८-तो करूबारूढ होऊन उडाला 
त्यानें वायूच्या पंखांनी वेगाने उड्डाण केलें. 
११ त्यानें आपणास काळोखार्ने आच्छादून घेतलें 
त्यानें आपणाला मेघमय अंघाराचा, 
. :.दाट ढगांचा. मंडप केला. 





१३ परमेश्वराने आकाशांत गर्जना केली, 
परात्पराची वाणी झाली. 
गारा व धगघगीत इंगळपडळे. . . 
१४. त्यानें आपळे बाण सोडून त्यांची. दाणादाण केली. 
त्यानें विजा पाहून त्यांची त्रेधा उडविली, 
१५ तेव्हां हे परमेश्वरा, तुझ्या धमकोर्ने, 
-- तुझ्या . नाकपुड्यांतील श्वासाच्या सोसाठ्यानें जला- 
झयाचे तळ दिसूं लागले 
पृथ्वीचे पाये उघडे पडले. 


१६ त्याने वरून हात लांच करून मठा धरिले, 


आहि मोठ्या जलसंचयोतून मळा बाहेर काढिले. 
१७ माझा बलाढ्य वैरी, माझे द्वेष्टे यांपासून मठा त्याने 
सोडविलें, 
कारण ते मजहून अति बलिष्ठ होते 
१८ माझ्या विपत्कालीं ते मजवर चाळून आलेल्या - 
तेव्हां परमेधर माझा आघार झाळा.  . 
१९ त्यानें मळा प्रशस्त स्थलीं बाहेर आणिळें; . 
त्याचा प्रसाद मजवर होता म्हणून त्याने मला 
सोडविले. 
परमेश्वराने माझ्या घार्मिकतेप्रमाणें मला फळ दिलें 
माझ्या हातांच्या निर्मठतेप्रमारणे त्यानें मला प्रति: 
फळदिलें. . . _. 
२१ कारण मी परमेश्वराचे मार्ग धरून राहिलो, - 
मीं आपल्या देवाला सोडण्याची  दुटाई केली नाही; 
२२ त्याचे सर्वे निर्णय माझ्या दृष्टीपुढे असत, 
मीं त्याच्या विधींचा त्याग केला नाही. 
२३-मी त्याच्याशीं निदोषतेनें. वागत असे, .. 
आणि मीं अधमोपासून स्वतांला अलिप्त राखिले 
२४ यास्तव परमेश्वराने माझ्या धार्मिकतेप्रसाणे, 
त्याच्या नजरेस -” आलिल्या-. माझ्या... हातांच्या 
निमेलतेप्रमाणें प. 
मला प्रतिफळ दिळें 


: | २५ दयाळू जनाशीं तू दयेने वागतोस; 
५८८. 





त्तोत्रसंहिती स्तो> १८:५२५-५० 
_ खात्रिकतेनें वागतोस; बांधिला; 
२६ झाशी तूं घुदद भावनेने वागतोस, मजवर उठलेल्यांस तूं माझ्याखालीं चीत केलें 
कुटिलाशीं तूं कुटिलतेने वागतोस. . ४० तूं माझ्या वैऱ्यांस पाठ दाखवावयास लाविलें, 
३७ दीनजनांस तै. तारितोस; मीं आपल्या देष््यांचा अगदीं संहार. केला. 
उन्मत्त दृष्टीच्या लोकांस नीच करितोस; ४१ त्यांनी ओरड केली तरी त्यांस. सोडवावयाला 
२८ तूं माझा दीप उजळितोस; * कोणी नव्हता; 
परमेश्वर माझा देव माझ्या अंधकाराचा प्रकाश त्यांनीं परमेश्वराचा धावा केला . तरी त्यानें त्यांचें 
करितोः . रऐकलें नाही. 


२९ तुझ्या. साहाय्यानें मी फौजेवर चाळ- करून चावत 


माझ्या देवाच्या साहाय्यानें मी. तट उहन जातों. 


३० देवाविषयी. म्हणाल तर त्याचा मार्ग अव्यंग आहे; 
परमेश्वराचे वचन कसास लागलेले आहे. त 
त्याचा आश्रय करणाऱ्या सर्वीच्री, तो ढाल आहे. 

३१ परमेश्वरापरता देव कोण आहे! .: 
आमच्या देवापरता दुर्ग कोण आहे!“ 


३९ तोच देव मला सामथ्योचा कमरबंद बांधितो, 


तो माझा मार्ग नीटनेटका करितो. 
२३ तो माझे पाय हरिणीच्या पायांसारखे करितो 
आणि उध्ब स्थानीं माशी. स्थापना करितो. 
३४ तो माझ्या ह्ातांस युद्धकला पश्चिकवितो, 
ग्हणून माझे सुज पितळी धलुष्य वाकवितात. 
३५ तूं मला आपली तारणरूप ढाल दिली आहे. 
आपल्या उजव्या हाताने. मला उचळून धरिळें आहे; 
तुझ्या लीनतेमुळें मला मोरवी प्राप्त झाली आहे. 
३६ तूं. माझ्या पावलांसाठीं प्रदास्त जागा केली आहे, 
माझे पाय घसरले नाहींत. 
३७ मी आपल्या वैऱ्यांच्या पाठीस लागूत त्यांला 
आटोपिटें; 
: आणि 'त्यांचा नायनाट केल्याश्रिवाय परत 'क्रिरलों 
नाही. 
३८ मीं त्यांस शतका मार दिला कीं त्यांत उठतां 
येईना; » का किम 
त्यांस मीं पायांखालीं तुढविळे, . - : 
३९ लढाइकरितां तू मला सामथ्योचा 


४२ तेव्हां चाऱ्यानें उडणाऱ्या धुळीसारखें मीं त्यांचें 


केलें 
रस्त्यांवरील प्विखंलाप्रमाणें मी त्यांस काढून 
-:.. . रौकिलें 
४२ लोकांच्या बखेच्यांपासून. तै. मला :मुक्ता केलें 
तूं मला राष्ट्रांचा प्रमुख- केलें 
जे लोक माझ्या परिवयाचे नव्हते ते माझे 
अंकित झाले. .... . . 
४४ भाझी कौर्ति .त्यांच्या ..कानीं. पडतांच ते. मला 


४५ परदेशीय लोक गलित झाले, 
ते आपल्या कोटांतून कांपत कांपत बाहेर आले. 
४६ परमेश्वर जीवंत आहे; - . 
त्या माझ्या दुगोचा घन्यवाद होवो. 
माझें तारण करणार्‍या देवाचा महिमा वाढो 
४७ त्याच देवाने सला सुड उगवू दिला, . 
अन्य राष्ट्रांस माझ्या सत्तेसाठी आणिलें, 
४८ तोच मला माझ्या वैर्‍्यांपासून सोडवितो; 
मजविरुद्ध उठणाऱयांवर- तूं .माझें वर्चस्व करितोस; 


स्तो» १८५५०-२०:९ 


स्तोत्रसंहिता 





सर्बेकाळ वात्सल्य दाखवितो. 
५९ र ___ [युल्य गवयाताठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ आकाश देवाचा महिमा वगिंतें; 
अंतरिक्ष त्याची हत्तकृति दर्शविते. 
२ दिवस दिवसाशीं संवाद करितो, : 
रात्र रात्रीला ज्ञान सांगते. 
३ वाचा नाहीं, शब्द नाही, 
त्यांची वाणी ऐकूं येत नाहीः. 
४ तरी त्यांचा स्वर सवे पृथ्वी आक्रमितो; 
त्यांचे. शब्द दिगंतरीं पोहचतात. -...!. 
सूर्यासाठीं आकाशांत त्यानें मंडप क्षतला आहे. 
५ दाय्याग्रहांतूत.वरासारखा तो. बाहेर पडतो 
वीरपुरुषाप्रमार्णे आपल्या - मार्गोरने- घावण्यांत 
आनंद पावतो. 
६ आकाझाच्या एका सीमेपासून निघून, 
तो दुसऱ्या सीमेपर्यंत भ्रमण करीत जातो; 
त्याच्या उष्णतेपासून कांहींएक सुटतं*नाहीं. 
७ परमेश्वराचे नियमशात्र पूण आहे, 
तें मनाचे पुनरुजीवन करिते; ' 
परमेश्वराचा निर्वंश विधसमीय आहे, 
तो भोळ्यास समंजस करितो. 
८ परमेश्वराचे विधि सरळ आहेत, 
ते हृदयाला आनंदित करितात; 
परमेश्वराची आज्ञा चोख-आहे, 
ती नेत्रांला-प्रक्षाश देते. की 
९ परमेश्वराचे मय शुद्ध आहे. 
तें सर्वकाळ टिमणारें आहे; 
परमेश्वराचे निर्णय' सत्त्व, आहेत. 
ते. सवेथेव .न्याय्ये आहेत. 
१० ते सोन्यापेक्षां, बावनकशी सोन्याच्या . राशीपेक्षां 
इष्ट आहेत. :- 
मधापेक्षा, मोहोळांतून “पाझरणाऱ्या . मधापेक्षां 


११ शिवाय त्यांपासून रुहतया 'सेवकाळा बोध होतो. 


ते पाळिल्यानें मोठी फल्प्रात्ति होते; - . 
३९ स्वतांच्या चुका कोणाला दिसतात ? 

गुप्त दोषांपासून मला मुक्त कर. 
१३ तर्सेच जाणूनबुजून घडणाऱ्या 

आपल्या सेवकाला आवर; 

त्यांची सत्ता मजवर न चालो, 

म्हणजे मी पूर्ण होईन 

आणि महापातकापासून अलिप्त राहीन. 
१४ हे परमेश्वरा, माझ्या दुर्गा, माझ्या उद्घारका, 

माझ्या तोंडचे शब्द व माझ्या मनचे विचार 

० . तुला मान्य असोत. 

२ ७  _[ सुख्य .गवयासाठी; दाविदाचे खोत्र ] 


१ खंकटाच्या दिवशीं परमेश्वर तुझें ऐको; 
याकोबाच्या देवाचें नाम तुला उच्चपदीं स्थापो; 
२ पवित्रेस्थानांतून तो तुला साहाय्य पाठवो, 
: सीयोनांतून तो तुला आधार देवो; 
३ तो तुझ्या सव अपणांचें स्मरण ठेवो, 
तुझा होम त्याला मान्य होवो; 
४ तुझा मनोरथ तो पूर्ण करो, 
तुझे सवे संकल्प सिद्धीस नेवो. 
५ तू सिद्ध केलेल्या तारणामुळें आम्ही जयोत्सव करू; 
आमच्या देवाच्या नामाचा घ्वज उभारू; 
ठुह्या सवे मागण्या परमेश्वर पुऱ्या करो. 
परमेश्वर आपल्या अभिषिक्ताला. तारितो, 
हें मला आतां कळून आलें. 
तो आपल्या उजव्या हाताच्या उद्धारक प्रतापार्ची 
कृत्यें करून 1 . 
आपल्या पवित्र स्वर्गातून त्यांचें ऐकेल. 
७ कोणी रथांची व कोणी घोब्यांची प्रशंसा मिरवितात; 
आम्ही तुर आमचा देव परमेश्वर याच्या नामाची 
-__ प्रशंसा करूं 
८ ते वाकून खालीं पडले आहेत; 
आम्ही तर उठून ताठ उभे आहों. 
« हे परमेश्वरा, तारण कर. 


पातकांपासून 


[सेल ] 


५%«८ 


स्तोत्रसंहिता 


न्न 


आम्दी:धाव करितों तेव्हां राजानें आमचें ऐकावें 
> चु मुख्य गंवयांसाठी दाविदाचें स्ोत्र ] 


>..१. हे. परसेश्वय, 'तुझ्या सामध्यांमुळें राजा. हषे. करितो, 
तूं सिद्ध केलेल्या तारणासुळें त्याला. केवढा उद्लस 
होतो.!.. :_._. | 
२ त्याचा मनोरथ तूं पूर्ण केला आहे, 
त्याच्या तोंडचें मागणें तूं अमान्य केलें नाही. ( सेला ] 
३ कल्याणदायी..बरदार्ने. घेऊन तूं त्याला सामोरा येतोस. 
___ तूं त्याच्या मस्तकी झुद्ध सुव्णांचा मुकुट घालितोस. 
४ त्यानें तुजजवळ जीवन मागितले; .-.. 
तूं त्याला युगानयुगाचें दीर्ध आयुष्य दिलें. 
५ तूं सिद्ध केलेल्या तारणानें त्याचें मोठें गौरव होतें. 
तूं त्याला प्रताप. व.महिमा.यांनीं करितोस 
६ तूं त्याला संवेकांळ .भरपूर डी घी हि 


.< ४,कारण परमेश्वरावर राजाची: आ च 
*' परात्परांच्या होत चना नाहो. | 
८ तुझा हात तुझ्या ऱ्य 
तुझा उजवा हात तुझ्या देटार्वर 
९ तूं प्रगट होशील तेव्हां तूं त्यांस जळजळीत 
सारखें करिशील्द 
परमेश्वर आपल्या क्रोधानें त्यांस ग्राशील, 
अभि त्यांचा संहार करीळ ग 











स्ठो> २७०;५-२२६१४ 


बब गा 








__ १ माझ्या देवा, माझ्या देवा, तूं मला. कां ,अंतर्लास स 


माझा दुःखाचा: ,आक्रोरा: ऐकून ,साझा. -बचाव करा- 
वयास तूं जवळ:नाहींस: :: 
२ माझ्या. देवा, 'दिवसां मी धावा करितों तरी तूं 
ऐकत नाहींस, 
रात्रींहि धावा करितों. तुरी मला. चैत पढत नाही 
३ हे. इत्वाएलाच्या स्तबनांत-.: बसणाऱ्या, .. तं.- पनित्र 
४ आमचे पूर्वज तुजवरु-भाव ठेवीत; ः.. 
ते तुजवरू-भाव. ठेवीत आणि-तूं त्यांस . मुक्त. करीत 


५ ते तुझा धावा करीत .आणि मुक्त होत ी 
ते तुजवर. भाव ठेवीत, .आणि- निरा होत. नसत. 


कट ल 1० वि 
1 सोया आका शेर 
९ मला उदरांतून बाहेर आणणारा तूंच आहेस. 
गी. आपल्या आईच्या अंगावर पीत होतों तेव्हां 
मठा ७ क 3:11 
आपणावर भाव ठेवण्याची सूर्ति दिली. 


१२ त्यांचें फळ प्रप्वीवरूने, त्याचें चौज' मोनवजातींतून | १० मी जन्म्ों तेव्हांपोरसून भेल. तुश्‍्या हाती. सोपठेले 


- तूं नाहीसे करिशीळ - 
११ कारण त्यांनीं तुझें अनिष्ट चिंतिठें 
- त्यांनी युक्ति-भोजिली ती. त्यास : सॉघोक्मॉची नाहीं. 
१२ तूं त्यांस पाठ दाखबावयार्स लाविले” 
आपल्या. धनुष्याची दोरी ओढन * (मोड्या मुखावर 
८. नेमाधरिसतीळ र 
१३ हे परमेश्वरा, तं आपल्या सामर्थ्याने उनत हो; 
आम्ही गानवादन करून तुझा पराक्रम वाखाणू: 
२२९ [ भुख्म गक्‍याताठीं; अय्येलेथ हाइशहरा!र 
:: :.. ' ( प्रमातहरिणी ) या रागावर गाववारक्रेः ; , 
र दाबिदाचें त्तोत्र ] : 





: ऐटर्‍्ञानि'ताहांव्यकत्मारा कोणी नाही: 
:। १९ बहुत गोऱझांनी 'महा:वेढिळे आहेः । 5: 


* ज्झहे 11 रोह 7. 
मातेच्या उद्रांतून बाहेर पडलो तेव्हांवासून तंच 
माझं देव हिस. 


.| ११ मंजषासून' दूर राहूं तको, कारण “सकट. येऊन 


ठेपले आहे; |) 


कळ 


बाशानंच्या -दाडस्या गोरखांनी्यराप्रेहिळे आहे. 


!। १३ फाहून-राकणारा-द. मर्जना करण्या लिंहः 
-। ' यासारखे त्रे तोंड वासूत 

१४ मी-प्राण्यासारखा ओतला गेलो आहें, 
५९१ 


उमाळे झाडेत. 


स्तो» २२४१४-२३४५ 'ह्लोत्रसंहिता 






. माह्या हाडांचे सर्व सांधे ढिळे झाळे आहेत; २६ दीन जन अन्न सेवन करून तृप्त होतील; . 
माशे हृदय मेणासारलें झोळे आहे; . परमेश्वराला डरण जाणारे. त्याची स्तुति करितील; 
तें आंतल्या आंत विरळठें आहे. तुम्ही विरेंजीव असा. 
१५ माझी शेकि आटून खापरीसारखी झाली. आहे; २७ दिर्गंतरींचे सर्वे जन परमेश्वराला स्मरून त्याजकडे 
माझी जीभ माझ्या टाळूस चिकटली आहे. वळेतील, 
तूं मका मरणाच्या धुळीस निळेवीत आहेस. सगळी राष्ट्रकुळें तुला दंडवत घालितोठ. 
२१६ कुत्यांनी मठां वेढिळें आहें; २८ कारण राज्य परमेश्वराचे आहे; . 
दुर्जनांच्या टोळीने मला घेरिळें आहे; तोच राष्ट्रांचा शास्ता आहे. । 
त्यांनीं माझे हातपाय विघिळे आहेंत. | पृथ्वीवरील सर्वे थोर लोकं भोजन करितील व 
* १७ मंक आपली सवे हार्डे मोजितां' येंतातं. "त्याला भजतील; 
ते मजकडे टक लावून पाहतात. धुळीस मिळणारे सवे त्यांला नमन करितील, 
३८ से माझी बरें आपसांत वाढून घेतात ज््यांठहा आपला जीव वांचवितां. येत नाहीं तेहि 
१९ हे परमेश्वरा, ते. दूर राहूं नको; _,. '._. ' ' | ३० त्यांचें वंशजहि त्याची सेवा करितील, 
हे माझ्या सामध्या, माश्या साहाय्यासाठी त्वरा क. | पुढल्या पिढीच्या . लोकांस प्रभूविषयीं कथन 
२० त माशा जॉब तेरवारोपासून सोडींवे; .... 
ाज्यवळ भरण सोडीव ३१ तेहि येऊन. भावी. पिढीला त्याचें न्याय्यत्व 
- २१ सिंहाच्या जंबण्भापासून मा मांचे कळवितील, 


गब्यांनी पश, शिर तळे असती. तू माझा | त्यानेच हे सिद्धीस नेलें असें मदणतील 
“२९२ मी आपल्या. बांघबांजवळ तुझ्या. .नाम्रची कोते रर क. 
कवळ ककत १ परमेश्वर माझा 'मेंढपाळ आहे. 


वर्णी) . : < 
उसण कहासेंत तुझे स्वूवन अत, 'मळ्ा-कांडी उणें पढणार नाहीं... : 
अहो परमेश्वराचे मय घरणाऱ्यांनो, ह्याचे स्तवन | २ तो मला हिरव्याचार कुरणांत ,बसवितो; 


तो मला शांत प्राथ्याजवळ नेतो. 
याकोबाचे वंशजहो, तुम्ही सर्व :-त्याचें .गौरव करा; । .. ३ तो. माझा; जीव ताजातवाना करितो. 
इक्मएलाचे. .वंशजहो, कुम्दी :-सवे त्याचें मय | तो आपल्या :.नामात्तव मता नीतिमार्गानी 
. ३४ कारण त्याने. पीडिताची दैन्यावत्या तुच्छ छेलिळी कड 


४ सृत्युच्छायेच्या दरींदूनहि मी. : जात असलों 


नाहीं व तिचा वीट मानिछा नाही; तरी अरिध्ांस मिणार नाहीं. 
त्यानें आपटे युख त्लच्या दृष्टीआड केलें नाहीं कारण तूं मजवरोबर आहेस; त 
तर त्याने घावा केञ तेव्हां. त्यानें तो ऐकला, तुझ्ती आंकडी व तुझी काठी मला धीर देतात. 
२५ महासेमेंत तुअसुळेंच मी स्तवन करितो; . ५ व.मात्त्या शत्रूंच्या देखत मजपुढें ताट वाढितोस 
र, तं. मह्ह्या तेळाचा अभ्यंग करितो 





माझें पात्र कांठोकांठ भरलें आहे. 
. ६.खरोखर माझ्या आयुष्याचे सवे दिवस मला कल्याण 
व॑ दया हीं लाभतील *. 
आणि... परमेश्वराच्या घरांत मी चिरकाल. राहीन. 


. ९ [ दाविदाचे स्तोत्र ] 


१ पृथ्वी व तीवरील सर्वे कांही परमेश्वराचे आहे; 
जग व त्यांत राहणारे परमेश्वराचे आहेत. 
२ कारण त्यानेंच सागरावर तिचा पाय़ा धातला, 
त्यानेच जलप्रवाहांवर- तिका स्थिर. केलें 
३ परमेश्वराच्या गिरीवर कोण अहेड 
त्याच्या पवित्र स्थानांत कोण उ-॥ राहील £ 
४ ज्याचे हात स्वच्छ ' आणि मन झुद्ध 
र आहे, ्$ 
जो आपलें चित्त. असत्याकडे .- लावीत नाही. 
व कपटाने झपथ वाहत नाहीं तो 
५ त्याला परमेश्वरापासून आश्ीवोद मिळेल, 


२ 


आपल्या उद्धारक देवाच्या हातून लो. धार्मिक ठरेल. |, 


६ त्याला शरण. जाणारे हेच डोक होत; 
हे. याकोबाच्या देवा, तुझ्या दडेनासांठी उत्सुक 
अंसलेले हेचं लोक होत.. [सरेशा ] 


७ अहो वेशोंनो, उन्नत *्हा; 
" पुरातन द्वारांनो, उंच व्हा; र वि 
म्हणजे प्रतापश्ञाली राजा आंत येडूळ, . :-::: 
८-झ-प्रतापूझाळी; राज्य-कोग ६. | 
बलवान्‌ व पराक्रमी परमेथूर 
अुद्धांत पराक्रमी- पस्सेंभर कोच. 
९ अहो वेशींनो, उन्नत व्हा:.. - 
पुरातन: द्वारांनो, उंचपल्हा;>- -- 
म्हणजे प्रतापञ्ञाळी .राजा-आंत येईल. -:; 
१०:हा..प्रताश्‍गाली राजा. कोण £ 11.० 
सेनाधीर. परमेश्वर, 
_ हाच प्रतापक्माली राजा: <<. 
शद 





__ स्तो» २२५-५५१४ 





२५९ [ दाविदारचे स्तोत्र | क 
१ हे परमेश्वरा, तुजकडे- मीः आपलें चित्ते. लावितो. 


: २९ हे देवा, तुजवर माझी श्रद्धा आहे! 


माझी फजिती होऊं देऊंःनको;. 
* माझ्या वैऱ्यांना मजवर - विजयी होऊं- देऊं .नको. 


: ३ तुझी कास धरणारा कोणीच फजीत. होत . नाहीं; 


निष्कारण कपट करणारे फजीत होतात. 


: इ हे परमेश्वरा, तुझ्या वाटा मला दाखीव 


तुझे मार्ग मला. प्रगट कर. - 
तूं आपल्या संत्पथाने मला ने, मला शिक्षण दे 
कारण तूं माझा उद्धारक देव आहेस 
मी तुझी नित्य प्रतीक्षा करितों ; 
६ हे. परमेश्वरा, तू आपल कळवळा -4.: वात्सल्य 
हशी आठीव डू 
तीं पुरातन. काळापासून आहेत. मराल 
७ हे परमेश्वरा, माझीं.. तारुण्यांतलीं पातर्के .घ. माझे 
अपराध आठवूं नको; । 
तूं आपल्या वात्सल्यानुसार 
माझें स्मरण कर. 


" द परमेश्वर श्रेष्ठ जब सरळ. आहे, 


म्हणून तो पाप्यांस. सन्याग दाखवितो. 


- ९ तो नक्लःजनांस न्यायपथाला लावितो; . 


तो-हेनांस आपला मार्ग शिकवितो. 
परमेश्रसत्ञा: कमार: व: त्यांचे. बिघि पाळणाऱ्यांस 
त्याचे सवं मार्ग चात्सल्यसमस: व: सत्यपूर्ण आहेत 


1१: हे. परभेथरा, » तूं आपल्या. नामासाठी .-माझ्या .. 


दुंगाईची क्षमा. 20 
ती फार झॉलीः आहे. ; रव: 
१२९ परमेश्रराचें.भम्रेश्वरणुरा असा.ममुष्म क्रोण £- .- .. 
:_ त्यांने जो मार्ग अञरावा :त्याविषयींचे शिक्षण तो 
त्याला्देईल, 
३३ त्याचा जीव सुखासमाधानाने राहील 
त्याचा: वद्ध एथ्वीचे-बतन पावेल 


[ पेंल ] ।'१४ परमेश्वराचे सख्य त्यांचे: मय धरणाऱ्यांबरोबर असतें 
५५३ 


स्तोर रेषवश-र. ि 





> माझे. पाय जाळ्यांतून सोडवील. ९ पातक्यांबरोबर भाझा जीव, 

१६-मजकडे वळून मठा प्रसन्न हो; घातकी मनुष्यांबरोबर माझा प्राण काढून 
कारण मी निराश्रित व दीन आहें. नेऊं नको; 

१७ माझ्या मनावरचे दडपण काढ; १० त्यांचे हात उपद्रवाने, न 
< माझ्या: संकर्यातून मर शि त्यांचा उजवा हात लाचांनी भरलेला आहे. 
१८ माशी दैन्यावस्था व माशे कष्ट पाहा; १५.मी तरसात्विगपणेंवागन) ईं 
माझ्या सर्वे पापांची क्षमा कर. : माझा उद्धार कर, मजवर दया करं. - 
१९ माझ्चे वैरी पाहा, ते बहुत. झाळे आहेत; "१२ माझा पाय प्रशस्त स्थळी स्पिर आहे; 
ते'अत्येत..कठोरपणणें माझा द्वेष करितात. जनसभांत. मी-परमेश्वरांचा घन्यवाद करीन. 
माझ्या जिवाचे -रंक्षण फर, > । वि क 
मला युक्त कर; .... र्ड 1 पच 

ओं: तुझा आश्रय शरित्र आहे. महणून माझी १४) [ दाकिदाचें स्तोत्र ] 

फजिती होऊं देऊं नको. वड य १ परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे; 
२१ सात्विकपण व सरळपण माझें: संरव्हण करोत; , -* मीं कोगाची मीति बाळगू ई - 
कारण मी तुझी प्रतीक्षा करीतं आहें. ८ परमेश्वर माझ्या जिवाचा दुर्ग आहे, मी कोणाचें 
२२ हे देवा, इ्लाएलास त्याच्या सवे. संकटांतून: सोडीव. भय धरूं £ ह ह 
| : २ माझे शु व द्वेटे असे जे दुष्कमी 

र्ध [ दागिदार्च खो ] ,__ आशे मांस खाऊन टाकण्यास मजवर चढाई करून 
१ हे. परमेश्वरा, भाझा” 'म्याम- कर, :' क्रारमः मी |: : : आले, 

सात्विकपर्ये वागलो आहे; :. . .. :: :: £. तेव्हा तेच ठेच खांऊन पडले. डड 
आणि परमेश्वरावर अढळ. नाव ठेविला आहेः ३ सैन्यानें मजपुढें ठरणे दिळें तरी माझें हृदय कचर- 
२ हे. परमेश्वरा, मला केतास' लाव, माझी. पॉस. कर, भार नाही; 

मारे अंतयीम य महत्ते हृदय पडताळून पाहे.” |. मअवर युदयप्रसंग ओढवला. त्रीहि मी. हिम्मत 
३ तुझें वात्सल्य माझ्या च्टीपुढे' आहे; - . “|: घरूनराही. 
उहुझ्या सत्यभागीने मीः चारळों आहें ' ४ पंरमेश्वराजवळ मी एक वरदान मागितेले, त्यांच्या 
४ अधम लोकांत मी बसलो नाही; -: आत्तीसाठी मी झटेनं. 

कपटी लोकांची संगत मी धरणार नाहीं.: ::' “ |. ते हें दी माझ्या सर्व आयुष्यभर परमेशसच्या 


६ हे परमेश्वरा, मी निदोंषतेनें आपळे-हात घुईेन व त्याच्या पवित्र स्थानी ध्यान करीन.  ' 
तेव्हा तुह्या बेदीला फेस ालीन;. :!: 5:1०: :!|. ५ तो तर विपत्कालीं मला' आपल्या मंडपात “छपवून 
७ म्हमजे मला तुझें : उपकालत्मर्म: प्रगट ः कराबवनास ठेवील, 
अतुशी सर्वे -जाशरमेकर्मे कर्भीबयास-सांपढेछा तो. मळा भापल्या डेर्‍याच्या गुंत त्ये ठेवीठ; 
५१ 


तो मळा खडकावर उचलून ठेवील. 
६ आतां सभोवतालच्या माझ्या वैऱ्यांवर मशे 
मस्तक उभ्नत होईल, 
त्याच्या. डेऱ्यांत मी उत्सवपूर्वयक यज्ञ 9 
मी गायन करीन, परमेश्वराचे गुणगान गाईन 
७ मी उषस्वरानें तुझा घावा करीत आहें, हे परमे" 


९ तू आपले. सुख माझ्या इृष्टीआड करू नको 
आपल्या सेवकाला रागाने दूर्‌ धार्वूं भको, 
तं. माशें साहाय्य होत आला आहेस; 

- हे माझ्या उद्धारक देगा, माझ त्याग कह नको, 


११ हे परमेश्वरा, आपला मागे मला दाखीव. 
लोक माझ्या पाळतीवर बसले आहेत, 
-..._ म्हणून मला धोपट मागोने ने. ी 
१२ माझ्या शूंच्या इच्छेबर मला सोपवू नको 
कारणखोटेसाक्षीवनिष्ठ्रपणाचे. 
फूतार टाकणारे 
मजवर ठउठळे आहेत. न 
९३ ह्या जीवलोकींच परमेश्वराची हृया: मजवर होईल 
अशी जर माझी श्रद्धा नसती तर मग काय ! 
१४ परमेश्वराची प्रतीक्षा कर; 


खंबीर हो, हिम्मत बांध; परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर. 


र्ट 


-. [ दाविंदाचें स्तोत्र ] | 


२९ 


__ स्तो ५५-२९ 
गर्तेत पडण्यासारखी माझी गति होईल, 
२ मी तुझा घावा करितों, तुझ्या पवित्र ग्रामाऱ्याकडे 
हात वर करितों 
तेव्हां माही दीनवाणी ऐक. र 
३ मनांत दगा. असून आपल्या शेजाऱ्यांशी : स्नेह- 
भावाने बोलणारे 
असे दुर्जन ब दुष्कर्मी यांच्याबरोबर मला ओढून 


४ त्यांच्या करणीप्रमाणे, त्यांच्या कर्माच्या दुष्टतेप्रमाणे 
त्यांच्या हातांच्या . कृतीप्रमाणे, त्यांचें पारिपत्य कर, 


कारण त्यानें माझी दीनवाभी ऐकली आहे. 
त्याजवर माझ्या हृदयाने माव ठेविला आणि मी 


त्यांचा प्रतिपाळ कर, त्यांस सदोदित वाहून ने... 





स्तो> २९५३-९१:२ 


< परमेश्वर आपल्या लोकांस सामध्ये देईल;::- 
परमेश्वर भापल्या ठोकांसःशांतीचें: वरदान (देवल, 
[ ग्रृदमदेशांच्या :: वेळीं. गात्र्‍याचें दातिदाचें 
२० संगौतस्तोत् ] : - . : 
१ हे. परमेश्वरा; “समी तुझी थोरवी*आहेन; 
-. तूं मळा उद्धरिळें आहे; 
तू. माझ्या वैर्‍्यांस मजवर हषे दिं :नाहीं 
२ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा. 
मीं तुझा थावा केला आणि तूं मला 
रोगसुक्त केलें. 
३ हे परमेश्वरा, त. माझा जीव  अघोळोक्रांतून 





आणि त्याच्या पवित्र नामार्चे' स्मरण करितांना 
:_ ध्रन्यवाद करा 
७ त्याचा क्रोध क्षणमात्र राहतो; 


६ मीं तर आपल्या संपत्तालीं म्हटलें 
मी कधीं ढळणार नाहीं. 


७ हे परमेश्वरा, तू प्रसन्न होऊन माझा पवेत 


खंबीर केला; 
त. आपलें मुख लपविळें तोंच मी भयभीत झालों 
८ हे परमेश्वरा, मीं तुझा धावा केळा. 
: ्थरमेधराची: घिनंवणी करून भी म्हणालो 


माती तुझी स्तुति करील काय. १ ती .. तुझें सत्य 
विदित करील काय £ 
१० हे परमेश्वस; ऐक, मजवर दया कर; 
हे. परमेश्वरा, माझें साहाय्य कर. 
११ तु माझा विलाप दूर. करून मला नाचावयास 
लाविठें आहे; 
तूं माझें गोणताट : काढून मला हर्षाचा 
नेसविला आहे. 
१९ यासाठीं कीं माझ्या आत्म्याने 
तुझें गुणगान गावे, गप्प राहु नये. 
हे. परमेश्वरा, माझ्या देवा, .मी सवेकाळ तुझें 
“:.. उपक्रारस्मरण करीन. 
२३१ [ उल्य गवयाताठी; दाविदाचे तोक ] 
१ दे परमेश्वरा, मीं तुझा आश्रय घरिला आहे;-. . 
मला कधीं लब्बित होऊं देऊं नको; 
तूं आपल्या न्यायाने मला सुक्त कर. 


" २९ मजकडे आपला कान लाव; 


मला सत्वर सोडीव; . 
तूं माझा प्रबळ दुर्ग हो; 





स्तोत्रसंहिता स्तो» ३१५२-२३ 
माझ्या: बचाकसोठीं आश्रयल्यान हो. . पाहावें तिकडे भ्रांतिच.! 
३ कारणं माझा वुर्ग, व माझा गड तूं आहेस; मजविरुद्ध मनसुबा करून 
तूं. आपल्या नामास्तव मला हाती धरून चालीव. । त्यांनीं माझा जीव घेण्याची योजना केली. 


४ त्यांनीं मंजसाठीं चोरून मांडिलेल्या जाळ्यांतून तू 
“__ मला सोडीव, 
कारण तूं माझा आश्रय आहेस 
५ तुझ्य़ा हातीं मी आपला आत्मा सोपवितों 
हे परमेश्वरा, सत्यस्वरूप देवा,  - 
तू. मला उद्धरिळें आहे. 
६ निरर्थक मूर्तीला भजणाऱ्यांचा मी द्वेष करिता; 
माझा भाव तर परमेश्वरावर आहे. 
७ मी तुझ्य़ा प्रसादाने उद्ास व हते पावेन; 
कारण तू माझी पाहिली आहे; 
माझ्या जिवावरलीं संकटे तुला अवगत आहेत. 
८ तूं मला वैऱ्याच्या कोंडीत सापड दिलें नाही; 
माझे पाय तूं प्रशस्त स्थळीं स्थिर केले. 
९ हे परमेश्वरा, मजवर कृपा कर, 
कारण मी संकर्टांत आहें 
माझे नेत्र, माझा ,जीव व॑ माझें शरीर हीं दुःखाने 
क्षीण झाली आहेत 
१० माझें आयुष्य शोकांत, माजीं वर्षे उसासे टाक- 
ण्यांत गेलीं आहेत; 
माझ्या दुशाईनें. माझी. शक्ति “क्षीण झाली आहे. 
माझीं हाडे जीण झालीं आहेत. 
११ माझ्या सवे शत्रंमुळें माझी निंदा: ल आहे. 
माझ्या शेजाऱ्यांपाजाऱ्यांत माः- - फार निर्भर्त्सना 


होत आहे. 
माझ्या ओळखीपाळखीच्या लोकांस माझें भय 
वाटत आहे. 
मला रस्त्यांत पाहून लोक पळून जातात. 
१२ स्मरणांतून गेलेल्या. सूतांसारखा. माझा विसर 
पडला आहे; ह 
फुटक्या भांब्यासारंखा मी झालों आहें 


१३ कारण बहुतांच्या तोंहून माझी बेअब्रू झाळेली मीं 


५९७ 


१४ हे परमेश्वरा, मीं तर तुजवर भाव ठेविला आहें. 
मी म्हणतों, तूंच माझा देव आहेस. 

१५ माझे दिवस. तुझ्या हातीं आहेत. 
माझ्या. वैर्‍यांच्या हातांतून, माझ्या. पाठीस लाग- 

णार्‍्यांपासून मला सोडीव. 

१६ तू आपल्या सेवकावर आपला समुखप्रकाह पाढ; 
तूं आपल्या वात्सल्याने मला तार 

१७ हे परमेश्वरा, मला लजित होऊं देऊं नको 


कारण मीं तुझा धावा केला आहे; 
दुर्जन .लज्यित होवोत. अधोलोकांत. नि:शब्द 
राहोत. 


१८ धार्मिकाविरुद्ध : गर्वाने, तिस्स्काराने व उद्दासपणार्ने 
बोलणाऱ्यांची बाचा बंद पडो. 
१९ तुझें चांगुलपण किती थोर आहे! : 
तुझें भय घरणाऱ्यांकरितां. तू तें सांठवून ठेविलें 
आहे, . :- 
तुझा आश्रय करणाऱ्यांसाठी . मनुष्यसात्नांदेखत 
तू तें तिद्ध केलें आहे .. 
२० तूं. आपल्या समक्षतेच्या गुप्त स्थलीं मनुष्यांच्या 
कलहांपासून त्यांस ल्पवितोस; र. 
शुब्दकलहापासून त्यांस आपल्या .मंडपांत रक्षितोस. 
२१ परमेश्वर थन्यवादित असो; वि 
त्यानें मठा तटबंदीच्या शहरांत ठेवून आपल्या 
वात्सल्याचें कौतुक दाखविलें आहे. 
२२ मी तर अधीर होऊन म्हणालो, 
मी तुझ्या दृष्टीपुहन दूर झालो आहें; 
तरी मीं तुझा धावा केला तेव्हां तू माझ्या विन- 
वणीचा शब्द ऐकला. 
२३ अहो परमेश्वराचे सवे भक्तहो, तुम्ही त्याजवर 
प्रेम करा. ी 
परंमेश्वर- सत्यज्षीलांचें रक्षण करितो 
गर्विष्टाचें पुरें पारिपत्य करितो. 


' शो« ३१५९४-३४११ 


त अहे परमेश्वराची आद्या धरणारे, ४: 3: 
तुम्ही सर्व हिम्मत बांधा, तुमचें सने घीर घरो 


३२ [ दाबिदराचे सास्कील ( च्वानपर ) स्तोत्र] 


१ ज्याच्या अपराधाची कमा शाली आहें 
ज्याच्या पापावर . पॉघरून घातटें>झाहे;: तो घन्य ! 
(२ ज्यांच्या हिशेबी. परमेचर अघमाचा दोष छवीत 
- न ज्या्या मनांत कपट नाही, 
तोमबुष्यधन्य! 
३ मी गप्प राहिलों होतो, . 
तेव्हां संतत कव्हण्यामुळें भाझी . हांडे जीर्ण झाली. 





मक्‍ततेच्या 'स्तोत्रांनीं त. मरा वेढिझीठ. . 
[छेब्] 
८ मी तुत बोघ करीन; ज्या मागाने. तुत गेलें 


पाहिजे ; 
त्याचें क्िक्षन तुठा देईन; 
कु सा दृष्टि तुजवर. ठेवून तुस बुद्धिवाद 





त्याला आकळण्यासाठी . लगाम व॒वागदोर अक्षी 


११ अहो घार्मिकहो, परमेश्वराच्या 'ठःयो-. आनंदोत्सव 


|. अहो खळ मनाचे अनहो, तुल्दी सर्ये आनंदाचा 


गजर करा. 


परमेश्वराच्या वास्सल्यानें एप्वी मरली आहे. 


७.तो समुद्राची जळे राझीसारखीं एकवट करितो. 
महासागरांचे निधि 'सांठवितो. - 
:८' अखिल एथ्वी परमेश्वराचे भय घरो. 

जगांत राहणारे सवे त्याचा धाक बाळगोत. 

« तो बोठखा आणि अवघें झाठें; . 

त्यानें. आहा केली आणि सवे. कांही स्थिर झालें. 





9 स्तोत्रतंहिता | स्तो०“इ३१११-कटलन 
स्वाच्या मनांतीळ . सेकंल्प पिढ्यानपिढ्या कायम । २ माझा. जीव परमेश्वराच्या ठायीं प्रतिष्ठा भिरवील;: 
राहतात दीनहें ऐकून हर्ष करितील, 
१२९ ज्या राष्ट्राचा देव परमेश्वर आहे, ३ तुम्दी मजबरोबर परमेश्वराची थोरवी. गा; 
* ज्या लोकांस त्यानें आपल्या” वतनाकरिता प्रजा। आपणं संव मिळून त्याच्या नामाची महती-वणू या... 
८ मणून निवडिलें आहे. न ४ मी परमेश्वराठा झरण गेलों आणि तो मळा. पावला; 
ते धन्य 1 : __ त्यानें माझ्या सर्वे भयांपासून मला सोडविशे....:... 
१३ परमेश्वर ओकाझांतून पाहतो; .. . |. ५ ज्यांनी त्याजकडे पाहिलें ते. प्रकाह पावले; -. 
सर्व मानवजातीला तो निरखितो. त्यांची मुखे लब्येनें : कदापि काळवंडणार नाहींत. 
१४ तो आपल्या. निवासंस्थानांतून - € या पामरानें घावा केला आणि परमेश्वराने तो ऐकला; 
पृथ्वीवर राहणाऱ्या सर्वांना न्याहाळून पाहतो. त्याने त्याच्या सर्व संकटांतून त्याला सोडविटें. 
३५ त्या सर्वांची हंदर्ये घडणारा . परमेश्वराचा दिव्यदूत..त्याप्वे. भय घरणाऱयांसभोवती 
व त्यांचीं सवे कामे जाणणारा तो आहे. : छावणी ळेतो- . : ..-  ., 
१६ कोणीहि राजा . मोठया सैन्यबलाने' : जय पावतो आणित्यांचे संरक्षष करितो. . ... 
असें नाहीं. ८ परमेश्वर किती चांगला आहे. याचा अनुभव घेऊन 
वीरपुरुष आपल्या पराक्रमाने निभावतो असें नाही. . पाहा; २-१. 
जयंप्राप्तीसार्ठी घोडा केवळ व्यर्थ होय न त्याजवर भाव ठेवितो तो पुरष धन्य ! 
त्याला आपल्या महाबळानें कोणाचा बचाव करिता | « परमेश्वराचे परकित्र जनहो; त्याचें भय घरा, 


आमचेंसाह्यव ढाठतोच आहे. . _' :: । 
२१.त्याच्या. ठायी. आमच्या .हृदयांठा आनंद झाहे, |: 


कारण त्याच्या पवित्र नामांवर॑ आरमिंची श्रद्धा आहे. 
२२ हे. परमेश्वरा, आम्ही तुझी. आशा घरि : आहे 
अहणून' आमग्दांवर तुझा प्रसाद अंसो. * “- की 


का | ९८. 


- ९ [दाविदाचे स्तोत्र: 
हाकून लावण्यांत आलें आणि तो निघून गेळतेंब्हाचे.3:: 


१ परमेश्वराचा जन्यवाद मी -सर्वेदाजरीने; 7215: -: | 


याझ्या सुखांत त्याचें स्तॅबन संतर्ते”अंसेल; 


त्याने “ अंबीमलेक्वाल्लमोर. | 








कारण त्याचें भय घरणाऱ्यांस कांहीं उणे पढत नाही 


'१० तरुण सिंहांसहि वाण . पडते. व त्यांची. उपासमार 


पण परमेश्वराला शरण. . जाणाऱ्यांस-. कोणत्याहि 
खांगल्याः वस्तूची वाण पडत: नाहीं. 


(4१ मुळंनो, या, माझे ऐका, 


सी: तुम्हांस: परमेश्वरास, भम:. धरावयास शिकत्रीन. | 


| क>-सुख मोगवें कणून-जीविताची :इच्छा- प्ररणास 


व दीघोयुष्य चाहणारा असा मनुष्य कोणःई 
१३. तूं आपली. जिव्हा. पुभोषणांसतून री 
व आपले ओठ कपदी-भराक्णापासून भवर, 


: १४ वाहेटाचा:त्याग:केर:व:चरें तें. कर;- - 


झांतिप्राएमर्क प्लल: कळ <व तितर. अदकंतरन-कर.. 


स्तो>३9११७-कॅ५०:1०. . | - स्तोत्रसंहिची 


व 


१५७ धार्मिक धावा ''कंरितांत, 
तो ऐकून परमेश्वर त्यांना त्यांच्या सव संक्रटांपासून 
मुक्त करितो. 




















। ,८-त्याजवर नकळत आपलि- येवो आ 
जो फांसा त्यानें चोरून मांडिला त्यांत. तोच 
गुंतून पडो. 


१८ परमेश्वर भमद्ृदयी. लोकांच्या सभिधे असतो. तो त्यांत अचानक नाश पावो. ग 
अनुत्तं मनांच्या लोकांस तो उद्धरितो. ९ मग माझा जीव परमेश्वराच्या ठायीं उद्मस पावेल; 
१९ धार्मिकाला बहुत कष्ट होतात; “. १-५ ४: . त्यानें सिद्ध केलेल्या तारणामुळें हर्ष करील. .. 
तरी परमेश्वर त्या सर्वातून त्याला 'सोडब्रितोः 5.  । १० माझी सवे हार्डे म्हणतील, हे परमेश्वरा; : तुज: 
२०.त्याच हाड न होड तो संभाळितो; _: 5... | सारखा कोण आहे १ , 
' त्यांतळें एकहि मोडत नाही. - :. £::: : तू. दीनास त्याच्याहून . जो. .चलिष्ठ त्याजपासून: 
२१ दुष्टाचें सरण दुष्टाईतंच होणार; : : __ सोडवितोस 
धार्मिकाचे द्वेष्टे दंड पावतात - तूं दीनांस व कंगालांस ठटणार्‍यापासून 
२२ परमेश्वर आपल्या सेवकांचा जीव उदरितो सोडबितोस न 


त्याचा आश्रय धरणारा कोणीहि :दोषपात्र:- होत ११ द्रोद्द करणारे साक्षी पुढें येतात | , 
“.! "नाहीं. आणि जें मला ठाऊक नाहीं त्याविषयी मला 


..... विचारितात. 
३५ [ दाविदाजे स्तोत्र ] >> _.| १२ मीं केलेल्या. बऱ्याची फेड ते. वाहने करितात 
१ हे परमेश्वरा, भाझा विरोध करणाॉऱ्यांबरोबर विरोध । . माझ्या जिवाला सारे अंतरले. आहेत 


१३ ते आजारी असतां मी तर गोणताट नेसत असें 


मजबरोक्र रढणार्‍्यांशीं लढ,.* ' . :” १७: : |]. मी उपास करून; आपल्या जिवाला क्रेदा देत असें 
२ ढाळ व कवच धारण कर. वि माझी प्रार्थना माझ्या:प्रद्रीं परत आली. 
"मक्या साहाय्यासाठी उभा. राहा. ५- | १४ तो जसा काय माझ्वःमित्र,माझा भाऊ आहे 
३.भाला. द्वाती "> माझा : पाषठओगः: करभाऱ्यांचा | असें समजून भी.त्याजशीं. वागलो; 
मार्ग अडीव; 7 व 1: पाइक ० आईसाठी शोक ::करगाऱ्यासारखा सुतकी. पेहरा- 
*- मंड्या 'जिंवाला- म्हण कीमत: तुझें, क्ण ;आहें वा्ने-मी मान खालीं 'घाळून हिंडलो 


माझंत रजक चेक फ्रिगारे? तंजित व. !कानीत' |. १५ मी लंगडलो तेव्हां त्यांना आनंद झाला; 
होबीत ४7077 7 याक पाणीगळे 6... ते एकत्र जमले,” ते. अधम. मरा नकळत -मज- 

१ "55 'वि्द;एकत्र जजले; जू 

- ह ज्यांबींःमाशीः निदा एकसारखी चालविली. 









स्तो» ३५५१ ९-३७:२ 





९ माझे वैरी मजविषयीं खोडंसाळपणार्ने हर्ष न 


» करोत; - 


माझा विनाकारण द्वेष करणारे डोळे न मिच- 


कावोंत; 
:२ *कारगेःत्यांचें बोलणे सलोख्याचे ज्ञाहीं 
__ देशांत शांततेने 
- - करितात. 
- २१ माझ्यापुढे तोंड विचकून  ते' म्हणाले. 
_ अहाहा ! अहाहा ! ' आम्हीं आपल्या डोळ्यांनी 
फोहिलें आहे. ऱ 
२२ हे परमेश्वरा, तूहि पाहिळें आहेस, उग्र राहूं नको 
हे प्रभू, मजपांसून दूर राहूं नको. - 
२३ हे माझ्या देवा, हे माझ्य़ा प्रभू, माझा न्यायनिवाडा, 
माझा वाद करावा. म्हणून ऊठ, जागृत हो. *। 
'२४ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, आपल्या नीतीने 
माझा न्यायनिवाडा क; 
ते मजविरूंदध हषे न करोत. न 
२५ अहाहा ! आमच्या मनासारखे झालें असें ते 
ऑपल्या मनांत 'न म्हणोत: 


आम्हीं त्यांला गिंळून टाकिळें असे ' ते न म्हणोतं. | 


२६ माझ्या आहितासुळें. आंनेद करणारे सवे: एकदम 
लॅजिंत वं फंजीतं' होवोत. 

मजवर तोरा मिरविणारे लळा व फजिती यांनीं 

* व्यांप्त होवोत. 
२७ माझ्या न्याध्य पक्षाला अनुकूल असणारे उंत्साह 

व हषे पावोत; 
आपल्या भक्ताच्या कल्याणानें आनंद पावणाऱ्या परमे 
श्वराचा गौरव होवो, अंसें ते सतत म्हणोत. 


२८ माझी जिव्हा तुझ्या न्यायपरायंणतेविषयीं गुणगुणत : 


राहील 
व तुझें सतत स्तवन करील. 
३६ [ मुख्य गवयासाठी; परमेश्वराचा सेवक दावीद 
याचे स्तोत्र ] 
१ दुर्जनाच्या मनांतून अधमोचा घ्वाने निधत असतो; 
त्याच्या डोळ्यांपुढे देवाचें भय नाहीं 


राहणाऱ्यांविरद्ध ते. मसलती 


२ आपले. पोप उघडकीस येणार नाहीं, त्याचा कोण 
तिटकारा करणार नाहीं, 
अश्शी तो. आपल्या मनाची समजूत करून घेतो. 

३ त्याच्या तोंडचे शब्द अधर्मांचे व कपटाचे असतात; 

त्यानें सुबुद्धि 'व “सद्रतन हीं: टाकून . दिलीं आहेत. 

४ तो अंथरुणावर :पडल्यापडल्या अंघर्माच्या भसलती 

करितो; तो कुमागे धरून सहतो. | 

वाहटाचा वीट सानीत नाही... - 

हे. परमेश्वरा, पुझें वात्सल्य ' आकाशापर्यंत' * पोहं- 
चले आहि; 

तुझें सत्य गगनाला जाऊन मिडेलें आहे. 

६ तुझी नीति देवाच्या फ्वेतांसारखी आहे; 

तुझे निर्णय गॅमीरे महासागरासारखे आहेत. 

हे परमेश्वरा, तू मनुष्य व पशु यांचा प्रतिपाळ 
करितोस. द त कट 

9७ हे देवा, तुझें वात्सल्य किती अमोल आहे! 

मानवजाति तुझ्या पंखांच्या छायेंचा आश्रय करिते ! 
< तुझ्या मंदिरांतील सस्ेद्धीतून त्यांस तृप्ति होईल, 
आणि तूं आपल्या आनंदनदींतून त्यांस पाजिशील. 

९ कारण. जीवनाची झरा तुजजवळ आहे. न 
' तुह्या प्रकाशाने आम्ही प्रेकाश पाहतों. 
१० तुला ओळखणाऱ्यांस तुझें वात्सल्य, ' 

सरळ मनाच्यांस तुच! न्याय-लांभू दे. 


1 ११ गर्विष्ठाचा पाय मॅला न तुडंवो; 


दुर्जनांचा हात मला हाकून नश्लावी 
१२ पाहा, दुष्कर्मी कसे पडले' आहेत ! ९920 
त्यांना लोटून दिलें . आहें, त्यांच्याने ' उठव 
णार नाहीं. 


२५७ [ दाबिदाचे स्तोत्र ] - 
१ दुष्क्म्यांवर जळफढं नको; क 
अधम करणाऱ्यांचा हेवा करूं नको. 
२ कारण ते गवताप्रमाणें लवकर कापळे जातात, 


हिरवळीसारखे वांढूंन जातात. 


६०१ 


ह्ठो« ३७३१-१० 1: 


र्‍ 
३ पर्ेशवरातर माव ठेव ब सददाचाराने वाग; - 
देशांत बस्ती करून राहा, सत्याचे अवलंबन कर; 


तोः तुझे: मनोरथ पर्ण करील: | 
५. आपला जीवितक्रम परमेश्वराकडे सोष्वून दे 
ल्याजबरु-माग ठेव म्हणजे तो. तुझी 
कागसिद्धि करीख.. . ..:. :: 
६ तो तुझी धार्मिकता प्रकाशासारख्ी, यु 
कें न्यास्यत्व..मध्यान्हासारखें. अगट. करीत 
परमेश्वराच्या. अधीन होऊन स्वस्थ राहा; 





्ं ॥८0:पाबळीळ. शि पाग £ ऱ 
१० थोडक्याच अत्तर जन: नादींसह झेड; ,, 





दर्जरांनी तरवार ठपसळी : माहे. व. कब,ककबून |... 


सज क्ले आहे; < १. ता अ किण 
१५ त्यांनी तुरकर. त्यांच्याच उद्दात ब्रिरेळ, लच 
आहि त्यांचीं बघुरष्ये:संय पडतील, 











१६.घार्मिकाचे अत्पथन 


पण धार्गिकांस परमेश्वर आधार अझतो, | 
१८ सात्विकांच्या दिनचर्येकडे परमेश्वराचे : लक्ष. असते; 
त्यांचें वतन -सवेकाळ. ठिकेल 


। १९ ते बिपत्कालीं लज्रित होणार नाहींत; .-. 


दुष्काळाच्या दिवसांत तृत्त-सहृतील. 


:_ | २९० वुजेन तर नाश पावतील 


परमेश्वराचे वैरी कुरणाच्या. क्षणिक .: झोभेसारखे 
होतील; 
घुरासारखे नाहींतसे होळन. जातील. ..: 


»्र 


| २. न.उसने. घेतो; घरत करीत नाहीं 


धार्मिक उदारपणे वागतो ब.दान देतो... र. 


| २२९ ज्यांस-- त्याचा. . आक्षीवीद प्रस्त होतो. से. एम्वीचे 


वतन पावतील, 
ज्बांवर त्याचा शाप येईल त्यांचा उच्छेद होई, 


३२ :फस्मेश्वर- मनुष्याची गति स्थिर-कास्तो. 


आणि त्याचा आयुष्यक्षम त्याहा. फ़िय आहे. ये 


क $ॅ:तो पुढला तरी. सपझेळ पडणार नाहीः 


कारण परमेश्वर त्याळा; हात देऊन. सावरीठ 


॥ ९५ मी तरुण होतो आणि आतां ज्दातारा झाल्य. 


5-:तरी धार्म्रिक.निराश्षित श्वाळेळ 
व त्याची संतति भिकेस लागलेली मीं प्रहरिळी नाहीं 


र २६.तो देली ,उदार.असतो, तो उसनें-देतो. 


त्याची संतति आझीवादित असवे; 


स्तात्रसंद्दिता 
याये विस लत रोहे... . 1. कुसतपन मत दू संतापाने सला शिक्षा करू नको. 





त्याची जिव्हा. न्याय उच्चारिते. . 

३१ त्याच्या देवाचें निगमशाक्र त्याच्या हृदयांत असतें; 
त्याची पावे घसरणार नाहींत. 

३२ दुजेन धार्मिकावर टपलेला. असतो. 
ब त्याळा जिवे मारावयास तो पाहत असतो. 

३ परमेश्वर त्याला त्याच्या हातीं देणार नाहीं 
त्याचा न्याय होईल तेव्हां तो त्याला दोषी ठर- 
विणार नाहीं 
३४ परमेश्वराची प्रतीक्षा कर व त्याच्या मार्गोचें अव- 


तुला एथ्वीचें वतन देईल; 
दुर्जनांचा . उच्छेद.. झाळेला . तू आपल्या डोळ्यांनी 
पाहशील. 
३५ मीं एक उप्रस्वरूपी दुर्जन पाहिला 
तो हिरव्यागार द्रक्षासारखा आपल्या जांगी . विस्तार- 


ल्ला 
३६ पण मी तिकडून गेलें तों त्याचाःमोगमस. राहिल 
ब्ह्ता्‌ 
मीं त्याचा शोध कंला तरी तो सांपडला नाहीं 
३७ सात्विक मनुष्याकडे लक्ष दे, सरळ मतुष्याकडे 
पाहा; 
शांतिप्रिय मनुष्याची वंशपरंपरा राहील. 
३८ पातकी तर एकंदरीने नष्ट होतील; 
दुर्जनांचा वंश छेदिला जाईल; 
३९ परंतु धार्मिकांचें तारण परमेश्वरापासून होतें; 
संकटसमयी तोच त्यांचा दुर्ग आहे. 
४० परमेश्वर त्यांचें साहाय्य करितो व त्यांस मुक्त 
करितो; 
त्यांस दुजनांपासून सुक्त करितो व॑ तारितो, 
कारण त्यांनीं त्याचा आश्रय धरिला आहे. 
३४८ [ स्मरण देण्याकरितां दाबिदाचे स्तोत्र ] 


१ हे परमेश्वरा, तूं आपल्या क्रोघाने माझा निषेध 
करूं नको; 


स्तो» ३ 





७२०--३८४१४- 


'२ तुझे बाण माझ्या देहांत खोल रतळे आहेत; 
तुत्त्या हाताच्या भाराने मी दर्बलो आहे, . 
३ तुझ्या कोपामुळें माझ्या अंगीं आरोग्य राहिले नाही; 
माझ्या पापामुळे माश्या अस्थींत स्वस्वता :नाही; 
४ कारण माझे अपराध माझ्या डोक्यावरून 
गेले आहित; हण 
जड ओश्‍श्याभ्रमाणे. ते मळा फार भारी . झाळे आहेत. 
५ माझ्या मूर्खपणामुळे :: 
माझ्या जखमा सडून त्यांस घाण सुटली आहे. 
६ माझ्या अंगाला. आळेपिळे येतात, मी अगर्दी बाकून॒. 
गेलों आहें ी 
दिवसभर मी सुतकयाच्या वेषाने फिरतो 
७ माझ्या कंबरेंत दाह सुटला आहे; 
माझ्या अंगीं आरोग्य अगदींच राहिलें नाही. 
८ मारे अंग बघिर झाळें आहे व फारच ठेचून गेळें 
आहे; 
मी आपल्या. हृदयांतीक तळमळीसुळें . ओस्डल आहें. 
९ हे प्रभू, माझी सवे इच्छा तुला ठाऊक आहे; 
माझें कण्हृणें तुजपासून गुप्त नाहीं. 
१० माझे काळीज धडघडतें; माझी शक्ति मला सोहून 
गेली आहे; 
माझ्या डोळ्यांतळें तेजहि राहिलें नाही. _ 
११ माझे प्रियजन व माझे मित्र माझी व्याधि पाहून 
दूर राहतात; 
माझे जवळचे आत्तजन दूर उभे राहतात. 
१२ माझा जीव घ्यावयास टपणारे. मला धरण्यासाठी 
फासे मांडितात; 
माझें अनिष्ट ब्रिंतिणारे अपकारक गोष्टी बोलतात, 
ते दिवसभर कपटाच्या मसलती करीत राहतात. 
१३ मी तर बहिऱ्यासारखा ऐकत नाही; 
मुक्‍यासारखा मी आपलें तोंड उंघडीत नाहीं. 
१४ ज्या मनुष्याला ऐकूं येत नाहीं, 
ज्याच्या मुखांतून प्रत्युत्तर निघत नाहीं, 
त्याच्यासारखा मी झालो आहें. 


६०३ 


स्तो» ४३८४१५-४०२ 'नव्वौत्रसंहिता 





१५ हे परमेश्वरा, मी तुझी आशा धरिली आहे. आयुष्यमान किती, हँ मला समजूं दे; 
हे प्रभू: माझ्या देवा, तूं माझें ऐकशील र मी किती-नश्वर आहें हें मला कळूं दे; 
१६ मी म्हणाऊॉ, तूं ऐकळें नाहीं तर ते मळा. पाहून | ५ पाहा, तूं माझे दिवस चोंगाभर केले आहेत. 
हईतील; माझ्य़ा आयुष्यांचा काळ तुजपुढे कांहीं नाहीं 
- मझाः-पाय घसरला म्हणजे ते माझ्यावर: तोरा कोणी मनुष्य. कितोहि खंबीर असला तरी तो 
मिरवितील. र श्वासरूपच होय, हें खास. [ सेशा ] 
१७ मी पडण्याच्या लागास आलो आहें '६ मनुष्य छायेसारखा फिरतो. 
माझें-दुःख:मजसमोर नित्य आहे: *. तो उगीच धामधूम करितो, हे. खास 
१८ मी आपला दोष पदरी घेतों; ' ">. * । ::-तो घन सांठविंतो, पण ते कोणाच्या हातीं. लागेल 
- माझ्या पापामुळे मी खिन्न आहे: “' ::- |. हेंत्यालाठाऊकनाही. 
१९: माझे वैरी ओोमदार-व पु्केळ आहेत; . -*“'* . | ७ तर आतां हे प्रभू, मी'कशाची अधेक्षा करूं? 
र खोडसाळपणानें माझा द्वेष करणारे बहुत माझी आश्या तुझ्याच ठायी आहें 
झाले' आहेत. प **८ माझ्या सवे अपराधांपांसून मला सोंडीव 
२० जें चांगलें आहे ते धरून मी चालतो, -- मला मूर्खांच्या निंदेस पात्र करूं नको. 
म्हणून 'बऱ्याची फेड वाइटानें करणारि : ह्ोहानें ९ मी मुका झालों आहें, आपलें तोंडं उघंडोत नाहीं, 
माशा विरोषकरितात  . ९ : कारणे हे. तूंच केलें आहे. 
२१ हे परमेश्वरा, मला सोडूं नको. शे १० तुझा प्रहार मजबरून दूर कर; 
- ' माझ्या. देवा, मजपासून दूर राहू नको. :. - तुझ्या हातांच्या तडाख्याने माझा क्षय होत आहे. 
२२ हे प्रभू, माझ्या उद्धाका, : .- ११ तूं मनुष्याला अधमोबद्दद धमकावून शासन 
माझें साहाय्य करण्याची त्वरा कर, | करितोसं. | 
३९ [ मुख्य गवड यदूयून - याच्यासाठी; -दाविदार्चे | तक तू. त्याचें सोंदर्य पतंगाप्रमाणे विलयास 
) 1 
१ मी म्हणाळों कीं मीं आपल्या जिव्हेनें पाप क&. नये सवे मनुष्यें श्वासवत आहेत, हें खास. 
: म्हणून आपल्या चालंचलणुकीस जपेन;  :*: : १२ हे परमेश्वरा, माझी प्रार्थना ऐक; 
मजसमोर दुर्जन आहे तोंपर्यंत .. : ; माझ्या भाव्याकडे कान लाव; 
मी आपल्या तोंडाला लगाम घालून ठेवीन, माझे अश्रु पाहून उगा राहूं नको; 
२ मौन घरून मी गप्प राहिलों, बरेवाईट: कांहीं कारण मी आपल्या सर्व पूर्वजांप्रमाणें 
बोललो नाहीं -: ह तुजपुढें परदेशीय व उपरी आहें. * 
-- तरी माझ्या दुःखाने उचलंखांध्लेः “ १३ मी येथून जाऊन नाहींसा होण्यापूर्वी मीं आनंदित 
३ माझें हृदय आंतल्या आंत संतप्त झालें; . : व्हावें म्हणून मजवरून आपली क्रोघदष्टि काढ. 
ताला तता अथंगाथे _______ | ७ [मुख्य गवयासाठी; दाविदाचे स्तोत्र ] | 
तेव्हां मी आपल्या जिव्हेने बोळलो: .- । १ मीं धीर धरून परमेश्वराची वाट पाहिली 
- ४ हे परमेश्वरा, माझा अंतकाळ. केव्हां,-. व..माझें तेव्हां. त्यानें मजकडे . वळून माझा धावा ऐकला. 
१ अथबा: बलवान्‌. 0: २ नाशाच्या खाचेतूत, दलदलीच्या  चिखलांतून 


६०४ 


स्तो> ४०:२-०१५३ 





त्यानें मला वरं काढिले 
माझे. पाय खडकावर ठेविले आणि माझीं पावले 
स्थिर: केलीं. 
३ त्यानें माझ्या मुखांत नवें गीत, 
आमंच्या देवांचे स्तोत्र घातलें; 
हें पाहून बहुत लोक भय धारेतील 
व प्ररमेश्वरावर भाव ठेवितील. 
'४:-जो पुरुष: परमेश्वराला. आपला भावविषय करितो, 
“:* आणि ..'गर्विष्ठांच्या व असत्याकडे ' प्रवृत्ति :असले- 
ल्यांच्या वाऱ्यास उभा. राहत नाहीं तो धन्य ! 
५ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, तूं आम्हांसाठीं केलेली 


व प्रगट केलेळे आपले निचार बहुत आहेत; . 
तुझ्यासमोर त्यांची क्रमवार मांडणी. करितां 
येणार नाहीं; 
त्यांचें वणेन करू लागलो 
तर ते माझ्या गणनेपलीकडे आहेत. 
६ यज्ञपश्लु व अन्नार्पण यांत तुला संतोष नाहीं: 
तूं माझे कान उघडिलळे आहेत; 
- होम व पापाबद्दल अर्पण हीं तूं मागत नाहींस. 
७ यावरून मी म्हणालो, पाहा, मी आलों आहें; 
ग्रंथपटांत मजविषयीं. लिहून ठेविळें आहे कीं 
< हे माझ्या देवा, तुझ्या. इच्छेप्रमाणे करण्यांत मला 
संतोष आहे. 
तुझें शत्र माझ्या अंतयोमीं आहे. 
९ महासभेत मीं धार्मिकतेचे सुवृत्त सांगितलें 
हे परमेश्वरा, मीं आपलें तोंड . बंद. केळे नाहीं 
हें तूं जाणतोस 
१० मीं. आपल्या मनांत तुझे न्यायीपण छपवून 
ठेविटें नाहीं 
तुझी सत्यता व वू सिद्ध केलेलें तारण मीं विदित 
केलं; महासभेपासून तुझें वात्सल्य व तुझें सत्य मीं 
, गुप्त ठेविटें नाही. 
११ हे. परमेश्वरा, तू 0१ हे परमेश्वरा, तं. मजविषयींचा आपला कळवळा कळवळा 
१ अथवा : तुझ्यासारखा कोणी नाही; 





औदरूंनः धरूं नको न 
तुझें वात्सल्य व तुझें सत्य हीं माझें नित्य रक्षण करोत 


१२ असंख्य अरिष्टांनीं मला घेरिलें आहे. 
.. माझ्या - दुष्कमोनी मला पछाडिलें आहे. म्हणून 


मला वर तोंड कारेतां येत नाहीं 
तीं माझ्या डोक्याच्या केसांपेक्षा अधिक आहेत; 
* माझ्यांत. त्राण उरलें नाहीं. 
१३ हे परमेश्वरा, प्रसन्न होऊन मला मुक्त कर; 
हे परमेश्वरा, माझें साहाय्र्य-करण्यास त्वरा. कर 
१४ जे माझा जीव घ्यावयास पाहतात 
२ ले एकेदर ललित ब?%जीत होवोत; - 
माझे विजञसंतोषी .मागें हटून अप्रतिष्ठा पावोत. : 
१५ मला अहाहा ! अहाहा! असें थर्द्र्ने म्हणणाऱ्यांची 
: - * कजित्तीःहोऊन त्यांचीं तोंडें बंद पडोत: . 
१६ तुला शरण येणारे सवे तुझ्या ठायी आनंद व 
उल्चास पावोत; 
“ तूं सिद्ध केलेलें तारण प्रिय मानणारे 
परमेश्वराचा महिमा वाढो असें सतत म्हणोत. 
१७ मी तर दीन व दरिद्री आहें; 
तरी प्रभूला माझी चिंता आहे; 
माझा साहाय्यकारी व माझा मुक्तिदाता तूं आहेस 
हे माझ्या देंवा, बिलंब लावू. नको. न 


९१. [ उल्थ गवयासाठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ जो दीनांची' चिंता वाहतो तो धन्य! 
संकटसमयीं परमेश्वर त्याला मुक्त करील. 
२ परमेश्वर त्याचें रक्षण करील व त्याचा प्राण 
वांचवील; भूतलावर तो सुखी होईल, 
आणि. तूं. त्याला त्याच्या वैर्‍्यांच्या इच्छेवर सोड- 
णार नाहींस. 
३ तो. रोगाने अंथरुाणास खिळला असतां परमेश्वर 
त्याला संभाळील; 


तो* रोगो असतां. तू त्याचें अंथरूग बदलितोस. 


१ अथवा! तूं त्याचा रोग दूर करून त्याला बरें 


६०५ 


स्तो» ४१४४-४२५८ न स्तोत्रतंहिता 


४ मी म्हणालो, हे परमेश्वरा, मजवर कृपा कर ते म्हणतात. 
माझ्या जिवाला बरे क; ... . | ९ जो माझा सखा, ज्यावर भाझा विश्वास होता, 
मीं तुजविरुद्ध पाप केलें आहे. .. ज्यानें माझें अन्न खाळें त्यानेंहि मजवर ळात उगा. 


५ माझे वैरी म्रजविषयी अभद बोलून म्हणतात की रिली आहे. 
हा केव्हां मरेल आणि याचें नांवगांव केव्हां नाहींसें | १० हे परमेश्वरा, मजवर दया करून मळा उठीव, 


म्हणजे मी त्यांचें उसने फेडीन. 
६ त्यांच्यापैकी कोणी माझ्या समाचारास आला तर | ११ माझा वैरी मजविरुद जयोत्सव करीत नाही, त 
तोंवरपांगी|बोलतो. % ग्रावरून तु मजवर प्रसन्न आहेस असें मी समजतो. 
तो' आपल्या: मनात कुकल्पना सांठवितो, | १२ मला तर तूं माझ्या सात्विकपणांत स्थिर राखितोस, 
_. आणिबाहेर जाऊनत्यासांगतो. -. :_ मलम तूं आपल्या.सन्मुख-सवेकाळ ठेवितोस. अ 
७ माझे सवे द्वेष्टे मिळून मजविरुदध कुजबुज करितात | 
आणि माझ्या भहिताच्या मसलती गोजितात: १३ इल्लाएकाचा देव परमेश्वर 
ढ त्वालाः दुष्ट रोग जडला आहे, बुगानुयुग धन्यवादित आहे. 


तो प्रढ्टा आहे, तो आतां. उठणार नाही असें ' . भामेन, आमेन. 


भाग दुसरा 
यांची मठा आठवण झाली म्हणजे माझा . जीव 
| ९२ [ खुख्व गबयासाठी; कोरहाच्या ५ हे माझ्या जिवा, तू. कां खिभ्न झालास 
पुत्राचे मास्कील ( भ्यानपर स्तोत्र ) ] तूं आंतल्या आंत कां तळमळत आहेस १ 
१ हरिणी जश्षी पाण्याऱय्या प्रवाहांसाठी लपते देवाची आशा घर; तो मळा दशन देऊन माझा 
तसा हे. देवा, माझां जीव तुजसाठी छेलपत आहि. - _._._, उद्धार करितो 


२ माझा जीव देवासाठी, जीवंत देवासाठी :तान्हेळा | म्हणून मी त्याचें पुनरपि गुणयान' गाईन, । 
आहे; ६ हे माझ्या देवा, माझा जीव माझ्या ठायी खिभ 
मी केव्हां देवासमोर येऊन त्याचें दर्शन घेईन १ झाला आहे. व्यि न 
३ तुझा देव कोठें आहे,असे ते मळा सतत. म्हणतात, म्हणून गादेनेच्या ब हर्मोनाच्या प्रदेशांत 
म्हवून अहोरात्र भाशे अधु माझा आहार झाळे। ब मिसहारच्या डोंगराजवळ मी तुझें स्मरण करितो 
७ तुझ्या धबधज्यांच्या आवाजाने जणूं काय खोंढा 
खोकससुदान सण करीत तेव्हां त्यांच्या मेळ्या लोंढचारय आहे; 
बरोबर मी कसा चाळे, :_ तुझ्या सवे लाटा व काहोळ मजवरून गेळे आहेत. 
आणि आनंदोत्सव व देवस्तवन यांचो गजर दाठलळा । ८ तरी परमेश्वर दिवसा. आपलें वात्सल्य प्रकट 


ञ्सतां 
देवाच्या संद्राकडे त्यांस मी कता मिरवीत नेई, मरी रात्रीस त्याचें गीत, 
र ६०६ 





न जीवनदातत्या देवाची प्रार्थना, गात” राहीन. 


- ९ देव जो साझा खडक त्यास मी म्हणेन: तूं मला 


४४ 


कां विसरलास £ 


वैऱ्याच्या जाचासुळें सुतक्याच्या वेषार्ने मीं काँ : 
फिरांवें र 


. १०.तुझा देव कोठें आहे असें माझे शत्रु मला एक- 
सोरेक्षे म्दणून माझी निंदा करितांत. 
ब््लै्शेकेरूनं माझ्या हाडांचा चुराडा छोतो. 
_ ११ हे माझ्या जिवा, तू कां खिन्न झालास? 
*' . तू आंतल्या आंत काँ तळमळत आहेस?  ::. : 
देवाची आश्या धर; तो मला देशन देऊन माझा 
:. उद्धार करितो 
म्हणून मी त्याचें पुनरपि गुणगान गाईने, 


१ हे देवा, माझा न्यायंक; 
९७४. & भिहीन राष्ट्राशी माझ्या पक्षांने लढ 
कुटिल मनुष्यापौसूंन मला मुक्त कर. 
२ कारण हे देवा, तूं माझा बळकट दुर्ग आहेस 
तूं. माझा काँ त्याग केला 


वैऱ्याच्या . जाचामुळे सुतक्याच्या ' वेषाने मीं कां 


फिरांचें 


३ तू. आपला प्रकाश बं आपटे सत्य प्रगट कर; 


">ती माँ मार्ग दाखवोत 


मला पोहंचवोत, 
४ म्हणजे . मी देवाच्या वेदीजवळ,...देंव जो. माझा 
परमानंद त्याजजवळ आईन: 
- आणिहे देवा, माझ्या देवा, . 
वीणेदर मी तुझें गुणणान गाडन, ......._ 
५ हे माह्या जिवा, तं. को खिन्न झालास? . 
तूं आंतल्या आंत कां तळमळत आहेस १ .. 
देवाची :आशा' “घर; तो. सल्या दशन - देऊन माझा 
म्दणून मी पुनरपि त्याचें गुणगान गाईन. . . 





स्तो>.४२५८-९४:१५. 


[सुख्य.गबयाताठीं, कोरहाच्या : : 
पुत्राचे मास्कीळ ( घ्यानपर स्तोत्र ):) 
१ हे देवा, आमच्या पूर्वजांच्या दिवसांत, 
पुरातन काळी, तू एंक कार्य केलें. 
"त्याचें वर्णन -त्यांनी केळे, व ते आम्ही. आपल्या 
कानांनी ऐकले, १ 
२तू. आपल्या हाताने 'सष्ट्रांस;.घालवून :: तेने - यांस 
स्थापिले; 
त्या. . लोकांस 'क्षेद्व ':देऊन- यांचा: विस्तार: केला. 
5३ यांनी आपल्या: तरवारीने देशाची मालकी मिळ 
विली असें नाहीं. 


| यांच्या बाहुबळणें योस ' ब्रिजयप्रापति "झाली. असें 
र्ड ऱभाही 


४: तर! तुझा' उजवा हात, तुझा भुज वं तुझें शुश्ततेज 


ह्यांनी ती झाली. 
कारण यांजवर तुझी -कृपादष्टि: होती. 
४ हे देवा, तूंच माझा राजा आहेस; -.- 
याकोबाला जंथावर' अय'जोत होईल असें केर. * * 
५ आम्ही तुह्या साहाय्यानें आपल्या शर्तरेस उलथून 


7६0: पिता 


आम्हांवर उठणार्यांची' तुझ्या नामाने पार्यमही : कहे. | 


रॉड. १-० 


६ मी आपल्या धनुंष्योबर भिस्त ठेंबीत. नाही, 
तुझ्या पवित्र डोंगरावर, , तुझ्या . निवासस्थानी । 


माझी तरवांर माझा बचाव करोबँयांची नाडी 
७ तर आमच्या शत्रूंपासून तू आमचा बचाव करितोस 

आणि. आमचा द्वेष. करणाऱ्यास तं. फजोत 'करितोस, 
८ आम्ही सतत-देवाची प्रतिष्ठा मिरवितो, 

आणि . तुझ्या... नामाचें.. सवेकाळ. -- उपकारस्मरथे 

करितों - -. : [सेळ ] 
९ तरी...आतों तू आम्हांस -.टाकिळें. आहे, आम्हांस 
भाहे; 2 >: 
आमच्या सैन्यांबरोबर तू जात नाहींस, 


। १० तू आस्दांस शत्रूला पाठ दालवावयास लाविलें । 


आमचा द्वेष करणारे आंग्हांस यथेच्छ ठंटितात: - 


स्ती १६--४९०४८ 


ऱ्ः १ तूं आम्दांस मेंढरांसारखें भंक्ष्यरूप केलें आहे. 


व क कह ली री > 





आणि तूं राष्टराराष्ट्रांमध्यें. आसची. दाणादाण केली 


अहे. . 
१२ तूं आपले लोक. फुकटवारी 'विकिळे, य 
त्यांची किंमत घेऊन आपला :फायदा, केला: नाहीं. 


१३-तूं आग्रदांस आमच्या शेजाऱ्यांच्या -'निंदेचा -विषय , 


केलें 


ब घिःकाराचा विषय केलें... *:; 
३४ सूं राष्ट्रांत आमचे नांक-निंदासुच्छ असें केलें 


व आम्हांस पाहूक लोकांनी डोके 'हालवावें असें तू 


केलें. 
१७ माश्ी:कजिती. नित्य मजपुढें आहे. 
आणि माझ्या सुखावरील लेन मला व्यापिले आहे 


- १६-अबरण..निंदा :च. निर्भत्सना. करणाऱ्यांचे::शब्द: भी. 


ऐकत आहें 


आणिं वैरी क॑ सूड: उंगविणारे माझ्या. हृट्टीसमोर : 


आहेत 


१७.हें ,क्रवरे - आम्हांवर पळे. -तरी, आम्ही-- तुळा.-विस- 


र्ते नाहीं; प धसका री. १$ ही. 
तुझ्या करारासंबंधारने आम्हीं विश्वासघात 'केळा नाहीं. 
१४ आमने सन .फितूर झालें नाही: .... .... 
-__ आमंची-पाउळे'तुह्या मार्गातून. ठूळली नाहींत 
१९ तरी... तू. .आम्दांस कोल्हे ..शहण्याच्या ... ठिकाणीं 








.-.हृत्युच्छायेनं आच्छादिलं 

“२७ जर आम्ही आपल्या देवांचे नाम विसरलो. असतो 
व अन्य देवांपुढं हात पसरले असंत, | 

२१ तर देवाने हें शोधून काढलं नसतें काय £ 
कारण तो मनांतील गुप्त गोष्टी जाणतो. 

२९ तरी तुझ्यामुळे आमचा वध सतत होत आहे; 
कापावयाच्य़ा मेंढरांसारखें आम्हांस गणितात 

२३ हे प्रभू, जागा. हो,कां निजलास १ - : 
उठ; तू. आमचा कायसंचा त्याग करू नको. - . 

२४ तुंःझापलें सुख कां लप्रवितोस 2 . :< >. ::; 


आम्रंच्या -सभोवताल्त्व्या “लोकांच्या. .उपद्ासाचा 





आमचें दुःख व आमचा छळ कां विसरतोस? 
२५ आमचा जीव धुळीस मिळत आहे, 

आमचें पोट भूमीस लागत आहे. 
२६ आमच्या साहास्यार्थ ऊठ 

आपल्या वात्सल्यास्तव आमचा उद्धार कर. . 


[मुख्य गंबयासार्ठी; शोशक्नीम़ (“भूकमल ) 
५५९ या. चालीवर गावयाचें कोरद्वाच्या पुत्रांचें -मास्कील 
( श्यानप्रर स्तोत्र ); प्रेमगीत ] ा; 
१ माझ्या . मनांत. . चांगल्या. विचारांची उकळी 
... आली आहे 
राजांविषयीं जें काव्य मो रचिले ते मी. म्हणून 
दाखबिलों, 
माझी जीभ चतुर . लेखकाची लेखणी अक्षी आहे. 
२ मानवजातींत तूं अति सुंदर. आहेस; . 
तुझ्या मुखांत प्रसाद भरला आहे; 
- ग्रामुळें देवानं तुला सरवेकाळ धन्यवादित केलें 
आहे.  . 
३ हे वीरा, तू आपली तरवार कंबरेला बांध, 
आपके. वेभव व आपला प्रताप धारण कर. 
४ सत्य, नम्रता व॑ न्यायपरायणता यांच्याप्रीत्सर्थ 
-य्रतापानें स्वारी. कशन. विजयझ्याली हो, 
म्हणजे तुझा उजवा हात तुला . भयानक कृत्यें 
._,_ करावयास शिक्रवील. । 
७ तुझे बाण तीद्ष्णं आहेत 
लोक तुजपुढें चीत होतात. 
* तुझें बाणं राजाच्या उात्रुंच्या हृदयांत शिरतांत. 
६ हे देवा, तुजं सिंहासन युगानुयुगींचें आहें 
तुझें राजवेत्रं सरळतेचे वेत्र आहे. न्न 
७ तुला न्यायाची ऑबेर्ड व दुरोडेचा बीट आहे; 
म्हणून देवानं, तुझ्या देवाने, तुझ्या वरोबरीच्या 
लोकांपेक्षा भ्रेघ असा 
ह्घेरूप तेलाचा अभिधेक तुला -केला आहे. 


: ८ बोळ, अगरू व तज ग्रांचा सुगंध तुझ्या सवे वांना 


येत आहे; 


क्ट 


भै >> 








२"इस्तिदंती :राजमंदिरांतील तंतुवार्ये लुल्त आनंदित | 


. . करितात. 
“; -९तुझ्या सन्माल्य' स्रियांमध्यें राजकन्या आहेत. 


राणी. ओफीरच्या सुवणीने मंडित होऊन तुझ्या |. 


. उजवीकडे उभी आहे. 
“१० अगे कन्ये, ऐक, ञक्ष दे, कान लाव; 
चूं आग्रे लोक व आपल्या बापाचे धर 
हीं किसर 
११ राजा तुझ्या सौंदयीचा अभिलाषी आहे; 
तो. तुझा पति आहे, म्हणून त्याच्या चरणीं लाग. 
१२ सोराची कन्या तुला नजराणा आणील; - 
धनवान लोक तुझें आर्जव करितील. . 
३ राजकन्या . आपल्या अंतःपुरांत . अगदीं ऐश्वर्यमंडित 
आहे. 
तिची वस्रे भरजरी आहेत. 
१४ तिला करिद्याचीं वल्नें नेसवून. राजाकडे मिरवीत 


नेतील, 
तिच्यामागून चालणाऱ्या कुमारींना तिच्या सख्या 
, तुर्जकडे' आणितील. 
१५ आनंदाने व उत्सवानें त्यांस मिरवितील. 
त्या राजमंदिरांत प्रवेश करेतीलळ . 
१६ तुझ्या वडिलांच्या ठिकाणीं तुझी मुलें.येतील;:.... 
तूं संवे पृथ्वीवर त्यांस अधिपति करि्षील. 


१७ तुझ्या नामांचें स्मरण पिढ्यानपिढ्या राहील . असें | 


मी करीन, 
म्हणजे लोक युगानुवुगय तुझें .उपकारस्मरण 
- _ करितील ी 


द [ मुख्य गक्‍यासाठी; कोरहाच्या पुत्राचे टिपेच्या 
सुराने गावयाचें स्तोत्र ] 
१ देव आमचा आक्षय .क आमचें सामथ्ये आहे; 
तो संकटससयीं साहाय्य करण्यास सदा सिद्ध 
असतो. 


२ यात्तंव एथ्वी डळयीपाळयी झी, 
पर्वेत कोसळून सागरतळीं बुडाले 
३७ . 





स्मोक नजक 





३ तमाच्या लाटा गजून उखेळल्या,.. त :.: .. 

:_ त्यांच्या उचंबळण्यानें, प्रवेत <हाळले.' :तदी --आम्दी 
“५  मिणार नाहीं [तेज] 
४ अक्ली एक नदी आहे कीं तिचे भवाहे देवाच्या 





५ त्याच्या ठायी देव आहे; ठें ढळावयाचें.नाहीं 
प्रभात होतांच देव त्याचें साहाव्य करील; 


_ ६ राष्ट्रं खवळली, राज्यें डळमळलीं 


त्यानें गजना केली तों पृथ्वी बिरघळून गेली. 
सेनाधीश परमेश्वर आम्दांबरोबर आहे. 
याकोबाचा. देव आमचा आश्रय आहे. 

८ या, परमेश्वराची कृत्यें पाहा. ) 
त्यानें पृथ्वीची कशी नासधूस केली आहे. 

९ तो दिगंतापर्वंत लढाया बंद करितो. 
चो-घनुष्य मोडितो, भाला तोडून टाकितो; 
रथ: . अमीत जाळून टाकितो. 

१० शांत व्हा आणि लक्षांत ठेवा कीं मीच देव आहे 
राध्ंमध्यें माझी मदती. होईल. 
थृथ्वीभर माझी महती होईल... . 

१३ सेनाभरीझ. परमेश्वर आम्हांबरोबर आहे; 
याकोबाचा देव आमचा आश्रय. आहे. 


[से ] 


[सेल ] 
९४७ [मुख्य गक्‍यासाठी; कोरद्दाच्या पुत्रांचे सोच ] 


१ अहो सवे लोकहो, टाळ्या वाजवा; . 
उत्साइशन्दांनीं देवाचा जयजयकार-करा. 
२ कारण परमेश्वर परात्पर व भयप्रद आहे; र 
तो अखिल:.छप्वीचा . महान. सावेभोम-- राजा; आहे. 
३ तो लोकांस हतवीये कून आजच्या... .तेळ्यांत 
देतो | 
राष्ट्रांस आमच्या पायांखालीं घाठितो १ 
४ त्याचा आवडता - याकोब. . यास ज्या -बतलाचा 
अभिमान ह़ोत्तः प 


ल्लो& ऊण ऱ्म्ह्शड ु भ्र डा स्तोजतंहिता दु रि ह 


-्ः चा 












तें त्यानें आम्हांसाठी निवडिलें लाहे. [लेख ] तें हें कीं देव सवेकाल ते स्थिर राखीत. (सेल ] 
५: नयघोष होतं अंतता. देव वरः गेला आहे, ९ हे देवा, तुझ्या मंदिरांत 
बेहण्याचा शब्द होत असतां  बरमेश्वर वर गेला |  आस्दी तुझ्या वात्सल्याचें चिंतन केटें. 
आहे. १० हे देवा, जसें तुझें नाम. भी 
६ देवाची स्तुतिस्तोत्रें गा, स्तुतिस्तोत्रें गा. तजी तुझी कौर्ति दिगंतांपर्यंत जात आहे; 
जआलच्या राजाची त्वुतिस्तोत्रें गा, स्तुतिस्तोत्रें गा. तुझा उजवा हात न्यायपूर्ण आहे. धु 
७ कारण देव सर्व एथ्वीचा राजा आहे; . ११ तुझ्या न्यायकृत्यामुळें सीयोनं डोंगर आनंद पावो, 
तुम्ही लक्षपूर्वक त्याची स्तुतिस्तोश्रें गा. यहुदाच्या कन्या उद्मासोत. 
< देव राष्ट्रंवर राज्य करीत आहे; रे १२ सीयोनासभोवतीं फिरा, त्याला . फेरा धाळा 
देव. आपल्या. पवित्र सिंहासनावर बसला आहे. त्याचे बुख्ज मोजा; : 
<« राष्ट्रांतठे अधिपति जंमठे आहेत. द फाट १३ त्याच्या प्राकारांकडे लक्ष द्या डक 
अब्राहममाच्या देवांची प्रजा एकत्र झाली. आहे; त्याच्या मंदिरांतन फिरा - न 
कोरंण एथ्वीवरीठ सवे ढाठीं देवाच्या आहेत; म्हणजे पुढील पिढीला ह्याविषयी तुम्हांला. सांगतां 
तो परम थोर आहे. येईल. 


१४ हा देव आमचा सनातन देव आहे; 


४८... [भेर्रच्य उंच तत च्य तो सवेकाळ आमचा मागदशक होईल 


१ परमेश्वर: थोर. आहे; आमच्या: देवाच्या नंबैरांत, | 
कहत काचा : ७९ [मुख्य गवयासाठी; कोरदाच्या पत्रांचे. लोत्र ] 








* _ |: १ अहो सर्व लोकहो, हॅ ऐका; 
जगांत राहणारे उच्च व नीचे, 
उच्धतेसुळें संदर व सवे 'एव्वीचा 'ऑनेंद॑ “आहे. ।. २ श्रीमंत व देरिदी लोकहो, 
३ त्याच्या मंदिरांत देव ठुम्दी सर्वे'कान' यां. १ 
आश्रयदुर्ग असा प्रकट झाला आहे. . ३ माझें सुख ज्ञानं वदणार आहि. द 
४ राज़े. एकत्र होऊन र __ माझ्या मनचे विचार सुज्ततेचे असणार; * 
जुटीर्ने चढाई करून आले. "५ | हमी दटोताकडें कान लांबीने 00. 
५ ते पाहतांच विस्मित: झाले; निक कन | वीणेवर ग्राणे गाऊन गरूढवचन उल्गहून सांगेन. 
त्यां: सुटला; अशा 'विपत्काली मीं कां भ्यावे र. 
|: ६ ते तर आपल्या संपत्तीवर भरंवसा ठेवितात. 





तार्शशर्ची गलबते तूं फोडितोस. ४ - ७ कोणाहि” मनुष्यास. * आपल्या ' मीवाला ' मुक्त 

र ऐके २१ टण, पर: डं करितां येत नाहीं 

किंवा त्याच्या देवो ' सेडंणे मरून ' देतो वेत 
नाहीं. 





आमच्या देवाच्या नगरांत पाहि; “1 ४ 
६१ 


स्तो» ४९४८-५८०४११ 





&स्याने“संबेदा जगावे, त्याला कधीं गर्तेचा अनुभव 
- घई नये. 
"म्ह्णून त्याच्याने देवाला खंडणी देववत नाहीं; 


९ कारण त्याच्या जिवाची खंडणी इतकी मोठी आहे कीं 


५९ 


तिची अरंपाई करण्याचें नेहमीं राहणारच. . - 
१० कारण तो पाहतो कीं ज्ञानी मरतात, 
तसेंच जड व मतिमंद हे नष्ट होतात, 
आणि आपलें धत दुसऱ्यांना ठेवून जातात. 
११ ते मनांतल्या मनांत म्हणतात की र 
आमचीं घरें सदोदित राहतील; 
आमचीं ठिकाणें पिढ्यानपिढ्या टिकतील; 
ते आपल्या जमिनींस आपलीं. नांवें देतात. 
१२ मनुष्य प्रतिष्ठा पावला तरी टिकत नाहीं; 
नश्वर पद्मंसारखा आहे. 
१३ जे अभिमानी आहेत त्यांची, 
व त्यांचें बोलणें ज्यांस पसंत पडतें अशा त्यांच्या 
अनुयायांचीहि हीच गति आहे. [ सेल ] 
१४ ते मेंठरांच्या कळपासारखे अधोलोकांकरितां नेमि 
ठेले आहेत; 
मृत्यु त्यांचा मेंढपाळ आहे; 
प्रमातकाल प्राप्त झाला म्हणजे नीतिमान त्यांजवर 


प्रमुत्व करितील; 
त्यांचे देह अघोलोकांत क्षय पावतील; 
त्यांना वस्तीला कोठें थारा राहणार नाहीं; 
१५ परंतु देव माझा. जीव अघोलोकाच्या कबजां- 
तून सोडवील, 
तो मला आपणाजवळ घेईल 
१६ कोणी मनुष्य घनवान्‌ झाला, 
त्याच्या घरचा डामडौल वाढला. तरी तू. धाबरूं नको; 
१७ कारण तो स्त्यु पावेल तेव्हां बरोबर कांहींच घेऊन 
न जाणार नाही; 
त्याचा थाटमाट त्याच्यामागून खालीं उतरणार नाहीं. 
१८ तो जिवंत असतां आपल्या जिवाला धन्य म्हणे; 
त. आपलें बरें करून घेतलें म्हणजे लोक तुझा 


[केर] 


__ ६११ 


१९ तरी तो आपल्या वडिलांच्या पिढील्ल जाऊन. मिळेल, 
त्यांच्या दृष्टीस प्रकाह कधींच 'पलषयाचा नाहीं 


[ आसाफार्चे स्तोत्र ] 


१ दैवाधिदेव परमेश्वर बोललो आहे,  -*. !? 
त्यानें सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपेर्यंतं पृथ्वीरा 
हाक मारिली आहे, 
२ सोंदर्याचा केवळ कळस अंसा सीयोन डोंगर 
त्यावरून देव प्रकाशला आहे. भ 
३ आमचा देव येत आहे, तो उग्या राहावयांचा 
नाहीं; ह पाके 
त्याजपुढें. अभि ग्राशीत चालला आहे, 
त्याच्याभोवती मोठें बादळ सुटले आहे. 
४. त्यानें आपल्या लोकांचा न्याय करावा 
म्हणून तो वर आकाशास व एथ्वीस हाक मारून 
म्हणतो : ी 


की 


५ ज्यांनीं यक्ष करून मजशी करार केला आहे, 
त्या माझ्या भक्तांस माझ्याजवळ एकत्र करा. 
६ आकाश त्याची न्यायपरायणता प्रकट करिते; 
देव स्वतः न्याय करणार आहे. [सेल] 
७ माझ्या लोकांनो, ऐका, मी बोलत आहें; ' 
हे इल्लाएला, मी तुला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो: 
मी देव, तुझा देव आहें; 
८ तुझ्या यज्ञासंबंधार्ने तर मी तुला बोल 
लावीत नाहीं; 
होमबलि मजपुढें नित्य आहेतच. 
९ तुझ्या घरचा खोंड किंवा तुझ्या मेंढवाण्यांतळे बोकड 
भी घ्यावयाचा नाहीं 
१० कारण वनांतील सवे पु, 
हजारों डोंगरांवरील गुरेंढोरें माझी आहेत. 
११ डोंगरांवरील सर्व पाखरें मला ठाऊक आहेत; 
१२ मला भूक लागली तरी मी 'तुला' सांगणार नाही, 


स्तो०: ५५०५१२९-५१३५१४ स्वोत्नसंहिता 


कारण जग व जगांतठें सवे कांहीं मशे आहे. १ हे देवा, तू. आपल्या वात्सल्यास अनुसरून .मज- 
१३ बेढांचें मांस मी-लाणार काय £:- ढे वर कृपा कर; 
बोकडेंचें रक्त मी पिणार काय £ 3२ तूं. आपल्या विपुल करुणेस अनुसरून माझे. अपं- 
१४ देवाला आभारखूपी-युजञ कर; दष्क नाल राध पुसून टाक. 
परात्परापुढें आपले नवस फेड __ «२ मठा धुऊन माझा दोष अगदीं काढून ठाक 
१५. संकटसमयी माझा घावा कर, माझें पाप दूर करून मला स्वच्छ कर. 
मी तुला मुक्त करीन आणि तूं माझें गौरव | ३ कारण मी आपले अपराघ जाणून आहें, 
करिक्तील, माझें पाप मजपुढें नित्य आहे. 
१६. दुर्जनाला तर देव म्हणतो -: ० ४ तुजविरुद्ध, तुजविरुद्धच मीं पाप केलें आहे, 
माझे नियम विदित कुरुणारा तूं कोण तुत्त्या दृष्टीनें जें वाहेट तें मीं केळें आहे; .. 
माझा करार आपल्या सुखाने उद्यारणारा तूं को ? म्हणून तूं बोलक्लील तेव्हां न्यायी ठरक्षील, 
१७ तूं तर माझ्या शासनाचा. तिरस्कार करितोस, .. व निवाडा करिक्षील तेव्हां निर्दोष. ठरश्तील, 
माझीं वचने मागे झुगारून देतोस.  . . 1 ५ पाहा, मी जन्माचावपापी आहे;  . . 
१८ तूं चोर पाहिला कीं तुळा आनंद. झालाच; माझ्या आईनें गर्भधारण केळे तेव्हांचाच मी 
तूं व्यमिचारी इसमांचा साथीदार. आहेस. पातकी आहें | 
'१९ तू. आपलें तोंड दुष्टपेणासाठी . मोंकळें सोढडिळें | ६ पाहा, अंतर्यामींची सत्यता तुळा आवडते 
आहे, तूं माझ्या अंतयोमाला ज्ञानाची ओळख कलन दे. 
तुझी जिव्हा कपटाची योजना करिते. . ऊ एजोबारनें माझा पापमंठ काढम्हणजेमी 
२० तूं आपल्या भावाविरुद्ध बोलत बसतोस .__ निमेळ होईन; 
तूं आपल्या सहोदराची चहाडी करितोस. | मला धू म्हणजे मी बफोहून पांढरा होईन. 
२१ असें तू केलेंतरी मी उगाराहिलो;  “-- - | ८ आनंदोचे-व हर्षाचे शब्द माझ्या कानी पई . दे; 
: ' मी तुजसारखाच आर्हे असें तुला. वाटलें; । म्हणजे तूं मोडिलेलीं माझी हार्डे उल्लासतील. 
. तथायि मी. तुझा निषेध करीन, (ा.. ९ माझ्या पापांपासून तू आपलें तोंड फिरीव; 
मी तुझी कर्मे तुजपुढें मांडीन. र माझे सर्व अपराध पुसून टाक. 
२२ अहो देवाला विसरणार्‍यांनो, याचा . विचार. करा, | १ है देवा, माझ्या ठायीं शुद्ध हृदय उत्पन्न कर; 
नाहीं तर मी तुम्हांस फाहून टाकीन माझ्या ठायी स्थिर असा आत्मा पुनः धाल. 


तेव्हां तुम्हांस कोणी सोडविणारा सॉपंडोक्यांचा नाहीं. | ११ तूं मठा आपल्यापुढूनं घालवून देऊं नको; 
२३ जो आमभारख्पी यज्ञ करितो. तों माझें. गौरव आणि आपला पवित्र आत्मा मजमधघून काहून 


: घेऊं नको. 
आणि जो आपला मागर नीट ठेवितो' त्यात्म मी । १२ तूं केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पुनः होऊं दे: 
इे्रछृत तारण प्रात कहून देईन. आणि उत्सुकतेच्या आल्म्यानें मला सावरून घर 
*॑ कोणी १३ म्हणजे मी अपराघ्यांस तुझे मांगे शिकवीन; 


[युंख्य गंबयासाठी; दाविदाचें स्तोत्र; त्याने बथेशेबेशी । आणि पातकी तुजकडे वळतील 
८२११ समागम केल्यानंतर नाथान: संदे त्याजकडे आला । १४ हे देवो, माझ्या उद्धारक देवा, 
“>: "-तैच्छांचे ] “९१ तूं मता रक्तपाताच्या दोषापासून मुक्त कर, 
६१२ 


म्हणजे... माझी जिव्हा तुझ्या न्यायपरायणतेचा 


म्हणजे माझें मुख तुझी कीर्ति वर्णील, 
१६ तुला पझुयक्ञष आवडत नाहीं, नाहीं तर तो मीं 
केला असता; 
होमबलिहि तुला प्रिय नाही. 
१७ देवाचे यज्ञ म्हणजे भभ आत्मा 
हे देवा, भभ व अनुतत्त हृदय तूं तुच्छ. मानणार 
नाहींस, 
१८ तू प्रसन्न होऊन सीयोनाचें हित कर. 
यस्दाठेमाचे कोट बांधून काढ, 
१९ म्हणजे धा्मिकतेनें :केलेले . यंश्ञ, 
निःशेष होमबळि तुला आवडतील; 
मग ते तुझ्या वेदीवर गोऱ्हे आर्पतील. 


होमबलि, 


व [ मुख्य गक्‍यासाठी दाबिदार्चे मास्कील ( बोध- 
५२ पर स्तोत्र ). दावीद अद्दीमलेखाच्या धरीं आला आहे 
असें दवेग अदोमी यानें शौलाकडे येऊन त्याला 
कळविलें तेव्हांचें ]. ी 
१ हे बलवान्‌ पुरुषा, 
मिरवितोस १ 
देवाचें वात्सल्य. अखंड. आहे. 
२ अरे कपट करणाऱया, तुझी .जिव्हा तीदण. 
वस्तर्‍यासारखी अनर्थाची योजना करिते. 
३ तुला बर्‍याची नव्हे तर वाइटाची; . 
सत्याची नव्हे तर असत्याची आवड आहे. [सला ] 
“४ अगे कपटी जिभे. 2 
तुला सै विध्वंसकारक शब्द आवडतात; ..- 
५ परंतु देव तुझा समूळ नादा करील 
तुला धरून डेऱ्यांतून खेचून काढीळू 
जीवंतांच्या भूमीतून मुळांसकट उपटून टाकील. [सेला ] 
६ सत्पुरुष हें पाहून मितील, 
ते त्याला हसून म्हणतील 
७ पाहा, हाच तो पुरुष, यानें देवाला भापळें. भाश्रय- 
६१३ 


दुष्कमांची आढ्चता कां 


स्वो> ११४१७५५. 


स्थान केलें नाहीं. 
तर ह्याने आपल्या विपुल घनावर भरंवसा ठेविला 
आणि हा दुष्कर्माने माजला. ॅ 
८ मी तर देवाच्या. घरीं हिरळ्यागारः: जेतून झॉडा 
सारखा आहें. । 
देवाच्या दयेवर सदासवैकाळ. माझा भरंवसा आहे. 
९ हें तूं घडवून आणिलें आहे. म्हणून मी. सर्वेकाळ 
तुझें उपकारस्मरण करीन; -.. 
तुझ्या भक्तांसमोर. तुझ्या नामाची घोषणा करीन, 
कारण तें उत्तम आहे. . 


५३ व. मुख्य मह की महल्य या. चालीवर 
ग्रावय 


दाविदाचें मास्कीक ( बोषपर स्तोत्र ) 1] 


१ मूढ आपल्या मनांत म्हणतो, देव नाहीं. . 
लोक दुष्ट व अमंगळ कर्मे करितात; 
सक्तर्म करणारा कोणी नाहीं. 
२ कोणी समंजसं आहे कीं काय, 
कोणी देवभक्त आहे कीं काय, 
हें पाहण्यासाठी देवाने मानवांकडे स्वर्गातून अव- 
छोकन केलें. 
३ ते: एकूणएक मार्गत्रष्ट झाळे आहेत; एकंदर सर्वे 
बिघडले आहेत; 
सत्कमे. करणारा. असा कोणी नाहीं, एकहि नाहीं.. 
४ दुष्कर्म करणारे अगदीं ज्ञानद्यून्य आहेत काय ? 
ते भाकरींप्रमाणें माझ्या 'लोकांस. खातात, » 
देवाचें नाम घेत नाहींत. 


५ भय नसतां ते भयभीत झाले आहेत; 


कारण... तुझ्याविरूदध . छावणी देऊन... बसणाऱ्याचीं 
ह्डें देवानें बिखारिलीं आहेत; र 

तूं त्यांची फजिती केली आहे, कारण देवाने 
६ देव करो आणि सीयोनांतून . इ्चाएलाचा उद्धार होवो. 
. देव आपल्या लोकांचें दास्य उठटवील - 

तेव्हां याकोब उ्मासेळ, इख्ाएल हर्ष पावेल. . 


स्तो« ५७:१-५५:१७ 





- [ मुख्य गवयासाठीं; तेतुवा्यांच्या साथीने 

९१९ गावाचे दाविदाचें मा्कौल ( बोधपर स्तोत्र ); 
दावीद आम्हांजवळ॑ ल्पून राहिला नाही. काय 
असें जिफी लोक शौलाकडे येऊन म्हणाले, तेव्हांच ]) 
१ हे देवा, तू आपल्या नामेकरून मला तार; 
--- आपल्या सामेर्भ्यानें माझा न्याय कर. 
२ हे देवा, माझी प्रार्थना ऐक; जट . 
माझ्या तोंडच्या शब्दांकडे कान दे... . 
३ कारण विदेशी ठोक मजवर उठळे आहेत: 
दांडगे ठोक माझा जीव घेण्यास पाहतात 
त्यांनीं देवाकडे लक्ष लाविलें नाहीं 
४ पाहा,'देव भाझा साहाय्यकता आहे; री 
माझ्या जिवाला आंधार॑ असलेल्यांबरोबर प्रेमु आहे. 
५ मजवर टपून. बसणाऱ्या. शत्रूंनी केलेल्या : अप- 
काराचा बदला तो त्यांस देईेळ; . - 
तू आपल्या सत्याच्या प्रमावानें त्यांचा -उच्छेद्‌ कर. 
६ मी स्वर्संतोषानें तुला यहुबळि अपींन 
हे. परमेश्वरा, तुझें नाम - उतम आहे, मी. त्याचें 
करीन, 


७ कारण त्यार्ने मळा सवे संकटांतून सोडविळें आहे; 
माझ्या शत्रूंकडे पाहून. माझे डोळे. निवाळे आहेत. 


[ तेच्या ] 


०५१ [खड्य गवयासाठी; तंतुवाचांच्या' साथीने गाव- 
' याचे दाविदार्चे मास्कीळ ( बोषपर स्तोत्र ) ] 
__ १ हे देवा, माझ्या प्रार्यनेकडे कान वे; 
माझ्या बिनंतीपासून तोंड फिरवू. नको. 
२ मजकडे लक्ष दे, मार्शे ऐक; 
मी चिंताक्रांत होऊन तळमळत व कं्हत. आहे; 
२ आणि तें वैऱ्याच्या.. झब्दामुळें ब दुर्जनाच्या 


माझ्या पाठीस. लागतात. 
४ माझ्या ठायी माझ्या 'हृदगाशां>यातना “होत अहित. 
मरणाचे अन मठा सागठें आहे. 


५ भोति व कांपरें ही. मजवर येऊन गुदरलीं आहेत; 
घोरानें मला व्यापिळें आहे. 
६ मीं म्हटठें, मला पारव्यासारेखे.पंख असते. 
तर भी उडून. जाळन कसा आराम पावलो असतों ! 
७ मीं दूर निघून जाऊन 
रानांत वस्ती केली असती. 
८ प्रचंड वायु व वादळ यांपासून 
आसरा मिळविण्याची मीं त्वरा केली असती. 
९ हे प्रभू, त्यांचा विध्वंस कर, 
त्यांच्या भाषेची भेळमेळ कर; 
कारण मीं नगरांत जुळूम व कलह पाहिळे आहेत. 
१० अहोरात्र त्याच्या कोटावर ते सभोवताली फिरतात; 
त्यामध्यें दुष्टाडे व उपद्रव ही चाळे आहेत. 
११ त्यामध्यें अनर्थ माजला आहे; 
त्याच्या पेठेतून जुळूम व कपट हीं निघून जात 


नाहींत; 
१२ कारण ज्यानें माझी निंदा केली तो कांही माझा 
भरी नव्ह्ता; 
असता तर मीं तें सोशिलें असतें; 
मजवर ज्यानें तोरा मिरविला तो कांहीं माझा शत्रु 
मव्ह्ता; 
असता तर मी त्याजपासून ल्पून राहिलो असतो; 
१.३ पण वै तो, माझ्या बरोबरीचा इसम, 
माझा सोबती व माझा संल्गीचा मित्र, असा 
वू होतास. न 
१४ आझ्ही एकमेकांशीं गोडगोड गोष्टी बोलत असूं 
देवाच्या मंदिरांत मेळ्याबरोबर जात असूं. 


[हे] 


१५ त्यांस अकत्मात्‌ मरण येवो; ते जीर्वतच. अघोलोकीं 


त्यांच्या घरांत.व अंतर्यामांत दुशयई आहे. 


जाचाझुळें : १६ मी तर देवाचा घावा करीन, 
कारण ते मजवर अरिष्ट :आणितात ब क्रोधाने ! 


आणि परमेश्वर मला तारील, 
७ संघ्याकाळीं, सकाळीं. व दुपारी. मी काकळुतीनें 


।्ष्श 


_ त्यानें माझा जीव सोडवून सुरक्षित ठेविला आहे, 
"म्हणून मजघर कोणाला हल्ला करितां आला नाहीं, 
अंभजदीं-कलंह करणारे तर बहुत होते. 

३९ देव ऐकेल व त्यांचें पारिपत्य करील; 
:लोचॅःअंत्तादिकालापासून सिंद्यासनारूढ आहे. [ सेल ] 
स्यांची.वुत्ति पालटत नाहीं. .. . : 
आणि ते देवाला भीत नाहींत 





२० त्याजशीं जे सलोख्याने. . होते .. त्यांजवर त्यानें ही 
:$ ते एकत्र मिळतात; ते: टपून राहतात 


आपला. हात उगारिला;- . :. 
त्यानें आपला करार मोडिला. 


२१ त्याच्या तोंडचे . शब्द होण्यासारखे. मदु होते; पण ।. । 
- ७ इतकी त्यांची दुष्टाई असुन ते. सुटतील काय ६ 


त्याच्या हृदयांत कलह भरला होता; 


त्याचे . शब्द ; तेलापेक्षां बुळ्ुळीत;, पण, नागव्या | | 
ता , ८ मी ज्या ज्या ठिकाणी भटकलो तीं तूं सोजिली आहेत; 
२२ तू. आपला भार परमेश्वरावर, टाक .म्दमजे तो तुझा |. 


तरवारींसारखे होते. 


घार्मिकाला तो कधींहि ढळूं देणार नाही 
२३ हे देवा, तं. त्या लोकांस .गतेच्या. तोंडांत 
लोटून देशील 


खुनी व॒कपटी मचुष्यें.. अर्धे .आयुष्यहि.. जगणार 
नाहींत. अ 


: माझा भाव तर तुजवर आहे. 
[ बुख्य गवयासाठीं; योना .: एळेब्*- - रहोकीम 
८१८ (दूर असलेल्या -ळोकांतील स्तब्ध असा. पारवा ) 

या चालीवर गावयाचे; पलिष्ट्यांनीं दाविदाला गव 
एर्थे थरिलें तेव्हां त्यानें रच्छिलें मिक्ताम. नांवार्चे स्तोत्र ] 


१ हवे देवा, मजवर दया कर, कारण मनुष्ये माझा |. 


* आओ तुजवर भरंवसा टाकीन. 








इद 








; ४ देवाच्या: साहाय्यानें मी. त्याच्या क्वनाथी 


प्रशंसा करीन, 


*- देवावर मी भरंवसा ठेविला आहे, . 


मी.भिणार नाहीं; 
कोण माझें काय करणार ६ 


- "9 दिवसभर ते. माझ्या शब्दांचा 'विपयोस करितात; 


त्यांचे सवे विचार मजविरुद्ध, भाझ्या वाइटासाठीं 
असतात. 


: "ते. माझ्या पावलांवर पाळत ठेवितात. 
ते माझा जीव घ्यावयास पाहतात. 


हे देवा, ळोकांस व्होथाने पाहून टाक. . 


माझी आसवे तूं. आपल्या बुघलींत भरून ठेविली 
आहेत. 
तुझ्या वहींत तीं नमूद झालीं, नाहींत काय 
९ मी धावा करीन त्या दिवशीं माझे वैरी मार्गे फिरतील; 
देव माझ्या पक्षाचा आहे हें. मी जाणतो 
१० देवाच्या साहाय्याने मी.त्याच्या वचनाची 
श्रशंसा करीन : 
परमेश्वराच्या साहाय्यानें . त्याच्या वचनाची . प्रशंसा 
करीन. 
११ देवावर मीं भरंवसा ठेविला आहे. 
मी मिणार नाहीं;.. 
कोण्‌ माझें काय करणार £.. . 
१२ है देवा, तुझ्या नंवसांचें कुण मजवर आदे, 
मी तुला आभारखूपी अपेणें वाहीन. ._.. .. 
१३. कारण तूं माझा जीव मरणापासून- रक्षिला आहे; 
जीवनाच्या प्रकाशांत देवासमोर. मीं चालावे 
स्हणून पतनापासून तं. माझे पाय. रंझिळे नाहींस काग? 


[ मुख्य गक्‍यासाठी, -तारकेय .£ नष्ट .करू-नको.) या. 
चाळीवर गावयारचे; दावीद. शौळापायन पढून युईत 
गेळा तेव्हां त्याने रेचिलेलें मिक्ताम नांवाचे स्तोत्र ) 


स्तो>५७१-५८:११ 


्ा अरिष्टे टकून जात. .तोंपर्यंत मी. तुझ्या पक्ष- 


च्छायेचा आश्रय करीन. 
२ परात्पर देवाचा, र १ 


माझे. सर्व कांही. सिद्धीस मेणार्‍्या वेवाचा मी 


३ तो स्वर्गातून पाठवून मला तारील; 


देव आपली दया ब सत्य पाठवून देईल. 
४ माझा. जीव सिह्ांमध्ये पडला आहे; 
ज्यांचे दांत केवळ माळे व बाभ आहेत. 


६ हे देवा, आकाशाहून तूं उभ्रत हो 


















[यख्य गवम्रासाठी; ताइकेय. (नष्ट करू 
ष्ट नको) या चालीवर गावयार्चे, मिक्ताम नांवार्चे 
दाबिदाचें स्तोत्र ] 
१ अहो, तुम्ही न्यायनिवाडा खरोखर करितां काय £ 
तुम्ही मनुष्यांमनुष्यांमध्यें चोख निवाडा करितां 
काय £ 
२ नाहीं, तुम्ही मनांत दुष्कर्म योजितां. 


३ मातेच्या उदरी असतांनाच दर्जन : फितूर होतात 
जन्मापासूनच असत्य बोलत बहुकतांत. . . 

४ त्यांच्या ' ठायी - सर्पाच्या विषासारखें. विष असते. 
जो बहिरा जोगी साप. आपले ' कॉन झाकतो 
: त्यासारखे ते आहेतः 

. ५ मांत्रिक कितीहि निपुणतेनें मंत्र घाल लागले 
तरी तो साप त्यांचा शब्द ऐकत नाहीं. 


तुझें गौरव सर्वे एथ्वीभर 'होबो. द: , ६ हे देवा, त्यांचे दांत त्यांच्याच घक्ञांत घाट 

६ माझ्या पायासाठी त्यांनीं जाळे मांडिले ओहे;. परमेश्वरा, तरुण सिंहांच्या दाढा पाहून टाक. 
माझा जीव गळून गेल्म आहे; ! : '७ जोराने येणाऱ्या लोंड्याप्रमोणे ते वाहून जावोते. 

,.. माझ्या वाटेंत त्यांनी खाच खणिली, तो बाण रोखील तेव्हां ते भंग पावल्याप्रमाणे 
तींत ते स्वतःच पडले आहेत. [तेल] होवोत. कि 


3 हे देवा, मारे चित्त स्थिर आहे, माझे वित्त 


आहे; 
मी गाईन, मी सुस्वर भजन करीन. 


< हे माझ्या जिवा, जागत हो, हे संतारी' हें वीणे, | 


११ हे देवा, आकाशांवर उन्नत हो, 
क्षेर पृष्वीमर होवो. 


क कक 
नान 








८ सरपटतांना जणे कांय विरधळन जाणाऱ्या गोगल- 


*_ ज्या पंतन पावलेल्या गर्भाला सूर्यदर्शन होत. नाहीं 
वे होवोत. र 

< तुमच्या. पातेल्यांस कांटेऱ्या. जळगाची आंच 
र कागध्यापूर्वीच 


दुष्टांच्या रक्तांत.तो. आपळे पाय बुडेल 
, [9११ तेव्हां मनुष्ये म्हणतील कॉ घरार्सिकास .निश्वर्ये कर 
प्राप्तिह्ोते. . .. :. 


स्तो धट ११ देवत 





र सुरूय गवयाताठी; ताश्केथ (नष्ट करूंनको) या 


१९ चोळीवर गाक्यार्चे; झौलानें मनुष्ये पाठवून दाविदाला 


ठार मारण्याकरितां त्याच्या घरावर पहारा ठेविला 


सेन्वां त्याने. रचलेळें मिक्ताम नांवाचे स्तोत्रं ] 


१ हे माझ्या देवा, माझ्या वैऱ्यांपासून, मळा. सोडीव;: 


जे मजवर उठतात त्मांच्यापासून. मला उदर. 
२ दुष्कमे. करणाऱ्यांपासून 'मळा*सोडीव; . 
घातकी मनुष्यांपासून माझा बचाव कर. .. 

: ३ याहा,-ते माझा जीव घ्यावयाला टपखे आहेत; 
हे परमेश्वरा, माझा अपराध किंब्रा. दोष नसतां 
दांडगे लोक मजविरुद्ध एकत्र जमळे आहे. . , 

४-माझा दोष नसतां ते धावून-सच्न होत: आहेत;. - 
माझें साहाय्य करावें म्हणून दू. »जामाः होऊन पाहा. 

५ हें परमेश्वरा, सेनाधीश : देवा, 'ह्एकाज्या देवा. 
तूं सवे राष्ट्रांची, झडती घेण्यास महत हो; 


कोणगाहि दगेखोर, दुष्टावर. दया.करू लको. :.[ सेळा ] | :: 


-. :..$ संच्याक्काळीं ते मारी येतात. । 
,.*.. कुत्र्याप्रमाणें गुस्युस्तात . व जमब्मेवती हिंडतात. . 
७ पाहा, ते आपल्या:.:सुखावाटे बुट: द्वार .काढितात;. 
- . त्यांच्या तोंडांत. तरवारी आहेत. 
कारण ऐकतो. कोण १ असें ते म्हग्रतात; 
८ परंतु हरे परमेश्वरा, त. त्यांस इंसझ्ील 
तूं सवे राष्ट्रांचा उपहास करिजील, 
९ हे माझ्या सामर्थ्या, मी तुझीअपेक्षा करीन; 
कारण देवच माझा. उंच गड आहे: . 
३७ माझा देव मला प्रेमळषणानें भेटेल 
देव माझ्या शत्रूंच्या बाबतींत माझ्या डोळ्यांचे 
पारणे फेडील, 
११ त्यांस जिवें मारूं. नको, मारिळें तर माझ्या लोकांस 
विसर 


पडेल, 
हे प्रभू, तू. आमची ढाल आहेस; आपल्या बलाने 
त्यांची दाणादाण कर, त्यांस खालीं पाढ. 
१२ त्यांच्या तोंडचे . पातक, त्यांच्या -मुखांतील शब्द, 


.। १४ संघ्याकाळी ते भाधारी येवोत. 


___ त्यांनी उद्यारलेळे शाप य लबाकबीर 
1. -शयमुळें ते आपल्या गर्वात गरकदन'जोगोत? 


१३ कोघानें त्यांचा संहार कर; 
तें नांहोंतसे होत! तोपर्यंत त्यांचा संहार करं 

_ देव आणा व श्प्वीच्या दिंगेतापर्मंत सत्ता- 
अज्षी त्यांची खातरी होवो “ [सेल ] 


कुत्र्यात्रमाणे गुरगुरोतं व. नगराभोंवती' हिंढोतं: 


१५ ते अन्नासाठी भटकत फिरतांत; 


त्यांची तृप्ति झाली नाहीं तर सारी रात्र राहतात. 


,| १६ भी तर तुझ्या सामर्थ्यांची कीर्ति गाईन टी 


पहाटेस तुझ्या दयेचा गजर करीन, 
कारण माझ्या संकटाच्या समयीं 
तू मला उंच गड व रारणस्यान असा शाला आहेस, 


। १४ हे माझ्या सामथ्या, मी तुंझे सुस्वर भजन करीन 


, कारण देव माझा उंच गंड, माझा दयामय देव आहे. 


[सुल्य गवयांसाठी; . शहन पढुथ (सादीचें 
मिक्ताम नांवाचें दाविदीर्चे र्तौत्र. तो अरांम-नहरा- 





॥ इम ब अरामऱ्सोगा यांशी: केंडाई- केरीत' असतां बवाानें . 
| परत जाऊन क्षाराच्या. खोऱ्यांत मदोमांतले बारा. हजार 
उुडृष मारिळे तेव्हां रचिलेळें.] 


१ हे देवा,, तू आमचा त्याग -केला. आहे, आमची 
दाणादाण केंठी आहे; 
तू. कोपायमान झाला आहेस, 
२ > तू आम्हांस पूर्व स्थितीवर आण. 
२ तूं भूमि कंपित केली आहे, .... . 
ती विदारिली झषाहे; 
तिचीं भगदार्डे: भरून काढ, कारण ती डळमंळत 
आहे. 
३ तू आपल्या लोकांस कठीण प्रसंग दाखविला आहे. 
तुं. आम्हांला जणूं काय झोकांडे खावयास लावणारा 
द्राक्मरस पाजिला आहे; 9 


६१७ 


हो ६०क्न्देराक | अत्ेजमहिता 
प्या ण णा तुझें मग वाळयामाल्यांस ते. पताका विळी महे; : 
अर्साताठी कॉ ती ,सत्याकलिता. फवकावांवी; [सेस ] 

५ तुझ्या प्रिय जनांनी मुक्त.व्हावें; आ 









ाानयाचायाााचयडचचयसराय 


“५ कारण,. हे देवा,. तू. माझ्या. नवसाची प्रार्थना 
ऐकछी आहे; 





मी. शखेम विमागीन-य सुकोडयनें कोरे: मापून-देईन, 
म निळा माझा आहे.व. मनरले. साझा आहे; 





८ म्हणजे ना आगरची स्सोर्त्रे. निरंतर: गाऊन 
मी.आपळे नवस नित्य फेडीत राहीन. 


अथ गबयासार्ठी;.- वंदुगूनाच्या- पंडतीप्रमाणे 
१ र ब्लच लत] कि 
३ ४५. १ - . त्याजमासुने मरा तारिंणप्राति होतेः : - 
।शतोच कॅबेळ माशो. दुर्ग तोच मार्श तार” आहे; 
| _ _ तो. माझा उंच गर्ढ॑ आहे!'भी सहसा ढळभारे नाहीं. 
८ (0 | श्‍ज्येकत्यॉ”ंदुष्याला ' मारण्यांकरितो त्याजवर? तुम्ही 


१ हे देवा, माझा घावा ऐक 3 ता 1 त्यांसतवाढी आवडते; ! । 
माझ्या प्रार्थनेकडे ठक्षःओे -:*:< :1575/7.:. | ते आपल्या तोंडाने आशींबोद देतात, -:. 


मी तुझा घावा करितों; :: “ 7-7 “25: “ | ५ हे. मोझ्या जिवा, तू केकळ देवावर  मिस्त टाकून 
जो खडक मठा दुगेम आहे श्वानर मख ने स्वस्थ राहा; 
३. त. मॉझा' आश्रय, . वैऱ्यापासूनं: रुपण्यास थेळकट | कारण भाझी आलोतूसि करणारा तो आहे. 
वि र ६ तोच केवळ माझा खडक, तोच माझे तारण आहे. 
४ तुझ्या संड्पांत मी सवेकाळ राहीच; - *: - : ७ माझें. तारण व मशे वैभव देवसहवासांत . आहे; 
मी तुझ्या पंखांच्या छायेचा ऑग्रग करीबे.: [ सेल ] माझ्या बलाचा दुर्ग, माझा आश्रय देवच आहे; 
२६१८ 


स्तोत्रसंहिता 


:< अहो. लोकहो, सवेदा त्याजवर भाव ठेवा; 
त्याजपुढें आपलें मन मोकळें करा; 
देव आमचा आश्रय आहे. 
:९. मानवप्राणी - केवळ वाफ आहेत; 
आहेत. 
ताजव्यांत घातलें असतां ते हलके मरतील, 
ते सवे वाफच आहेत 
जुळमजबरीवर भिस्त ठेवू नका. 
ळट केल्याची शेखी मिरवू नका; ी 
संपत्ति वाढली तरी तिच्यावर चित्त:ठेवूं नका. 
११ देव एक गोष्ट बोलला आहे; 
सामथ्ये देवाचें आहे; हें मी दोनदा ऐकळें आहे. 
१९ शिवाय हे प्रभू, तुझ्याच ठायीं बात्सल्यं आहे; 
« क त्यांच्या. कृतीप्रमार्णे तू प्रतिफल 


[हे] 
ते केवळ मिथ्या 


८६२ [ यहूदाच्या रानांत. असतांना रविलेलें 
। दाविदाचें स्तोत्र ] 
$ हे देवा, तू माझा देव आहेस; मी आस्थेने तुझा 
शोध 


झुष्क, रुक्ष व निजेल प्रदेशांत माझा जीव तुजसाठी 
तान्हेला होतो, 
माझ्या देहालाहि तुझी उत्कंठा लागली आहे. 
२ अशा प्रकारें तुझे बंळ व वैभव पाहण्यास 
पवित्रस्थानीं मीं तुजकडे दृष्टि लाविली आहे. 
३ तुझें वात्सल्य जीवनाहून उत्तम आहे; 
माझे ओठ तुझें स्तवन करितील. 
४ मी जीवंत आहें तोंपर्यंत तुझा धन्यवाद असाच 
करीन; : 
तुह्या नामार्ने मी आपले हात उभारीन. 
५ जसा मजेने द मेदानें व्हावा तसा माझा. जीत 
तृप्त होईल 
आणि माझें सुख हर्षभरित होऊन तुश्रें स्तवन करील. 
६ मी रात्रीं आपल्या अंधरूणावर :पहून तुझें. स्मरण 


त 


स्तो» ६२५८--६७४७ 


व प्रहरोप्रहरी तुझें घ्यान करीत असतों. 
७ कारण तूं माझें साहाय्य होत आला आहेस, 
यास्तव तुझ्या पक्षच्छायेखालीं मौ आनंद करीन. 
८ माझ्या जिवानें तुझी कास धरिली आहे;. 
तुझा उजवा हात मला संभाळून धरितो; . 
९ पण जे. माझ्या जिवाचा घात करावयास 
टपले आहेत न्य 
ते एथ्वीच्या अंधोभागी जातील. 
१० तरवारीनें त्यांचा निःपात होईल; 
ते कोल्ह्यांकुत्र्यांचें खाद्य होतील. 
११ राजा देवाच्या ठायीं इष पावेल; 
जो कोणी त्याची शपथ वाहतो तो उत्साह करीर; 
कारण असत्य-बोलणार्‍्यांचें तोंड बंद होडेल. : 


द्‌ ९४ &[ मख्य गक्यासाठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ हे देवा, माझी काकुळतीची वाणी ऐक; 
वैर्‍्याच्या.. मयापासून माझ्या जिवाचें रक्षण कर. 
२ दुष्टांच्या कटापासून, 
दुष्कर्म्यांच्या गुप्त मसलतीपासून मला लपीव. 
३ त्यांनी आपली जीभ तरवारीसारखी पाजबिली आहे, 
त्यांनीं. आपल्या. कडू शब्दांचा नेम तिरांसारखा 
धरिला आहे. 
४ सात्विकाला एकांतांत पाहून मारावे म्हणून 
ते त्याजवर 'भकस्मात्‌ मारा करितात; ते. भीत 
नाहींत. 
५ ते आपला दुष्ट संकल्प दढ करितात; 
पाश ग्रुप्तपर्णे मांडण्याबिषयीं ते कुजबुज. करितात; 
आम्हांस कोण पाहणार असें ते म्हणतात. 
६ ते कुटिल युक्त्या शोधून काढितात ० 
ते म्हणतात, आपण चतुराईने युक्ति शोधून 
काढिली आहे; ी 
प्रत्येकार्च अंतयाम व हृदय खोल आहे. 
७ तरी देव.त्यांनवर. तीह सोडील भा 
ते अकत््मात्‌ घायाळ होतील. - 


६१९ 


स्तो>- ६४५८-६६४७ 
: त्यांचीच जिव्हा त्यांस प्रतिकूळ. होऊन ते. अडखळून 
पढतीड; 


त्यांस पाहणारे सर्वे जण डोकें हालवितील, 
« तेव्हां सर्वे मनुष्यांस धाक बसेल 
ते देवाची कृति बाखाणितीलळ 
व त्याच्या. कृतीचा नीट बिचार करितील, 
ठायी धार्मिक मनुष्य हर्ष पावेल व 
त्याचा आश्रय करील. 
सरळ अंत:करणाचे स्षे जन उल्लस पावतील, 





१५ 


६९ ...[ उल्ब गवयाताठी; दाबिदाचे संगीत त्तोत्र ] 


१ हवे देवा,सीयोनांत तुझी स्तुति होते; * 
तुला केलेल्या नवसाची फेड तेथें होते. 
२ तूं जो प्रार्थना ऐकतोस री 
त्या तुजकडे सवे मानवजाति येते. 
३ दुष्कमार्नी मां बेजार केलें आहे 
" तरी तू झामचें अपरांध नाहींतसे करिजील.- 
डु ग सात राहण्यासाठी ' ज्याला तुं निवडून 


: ” ओणि'आंपल्यासभिध आंणितोसं तो धन्य; 
: ” हुझ्या घरांतील, तुझ्या मंदिराच्या पवित्रस्यानांतील 
उत्तम लाभांनीं आम्ही तृत्त होऊ. ' 
५ हे आमच्या तारणाऱ्या देवा. कका 
पृथ्वीच्या सर्व सीमाचा क दूर द्रीपांतरी अंसलेल्यांचा 
आधार तूं आहेस, 
तूं न्यायाच्या  मयंकर कृत्यांनी आम्हांस उत्तर देतोस 
९ तूं परक्रमाने कमरबांधून  - 
आपल्या सामभ्याने पर्वेत स्थिर ठेवितोस 
४ तूं ससुद्रांची गर्जना, त्यांच्या छटांचा 
अश लोकांचा दंगल शभवितोस; . . 
< म्हणून जे पृथ्वीच्या कडेवर राइताते -तेहि तुझ्या 
उत्पातांस मितात; 
दिवसाचा उदय ब अस्त ह्यांच्या. द्वारे: तू गजर 


च्तोत्रसंहिता 





९ तूं पृथ्वीचा समाचार घेऊन वी मिजविली आहे; 

दू तिला बहुत. फलदूप करितोस 

देवाची नदी जलपूर्ण आहे; 

भूमि तयार करून तू मलुष्यांस- धान्य. पुरबितोस. 
१० तिच्या तासांस तूं भरपूर पाणी देतोस 

तिचे उंचवठे सपाट करितोस 

तिला पावसाच्या सरींनीं मळऊ-करितोस 

तींत उगवलेले अंकुर सफल करितोस 
११ तूं आपल्या प्रसादाने वर्ष भूषित करितोस; 

आणि तुझे मार्ग समृद्धिमय झाळे आहेत. 
१२ रानांतलीं कुरणेंहि सग्रद्ध होतात; . ' 

आणि डोंगरांना उल्मसाचें वेन पडलें आहे. 
१३ कुरणे कळवांनीं झाकून गेलीं आहेत. यि 
खोरींहि भान्यारने. सुझोमित होऊन गेलीं आहेत; 
तीं मोग्यानें जयजयकार करितात व गातात. 


६ __ [ मख्य गवयासाठी; संगीत स्तोत्र ] 


१ अहो'सवे एथ्वीवरोल लोकहो, 
देवाचा जयजयकार करा. 
२ त्याच्या नामाचा महिमा गा, 
त्याच्या स्तुत्यथ त्याचें गौरव करा. - 
३ देवाला म्हणा, तुझीं कृत्यें किती भयप्रद आहेत 
तुझ्या महाबलेंकरून तुझे वैरी तुला वश होतात. 
४ सवे पृथ्वीवरील लोक तुला नमतीळ 
व तुझीं स्तोत्रे गातील; र 
तुह्या नामाचीं स्तोत्रे गातील. 
' ७ अहो, या, देवाची कृत्ये पाहा; 
तो आपल्या कृतींनीं मानवजातीस धाक बसवितो 
६ त्यानें समुद्राची कोरडी भूमि केली; 
: ते नदीतून पायानी पार गेळे, 
तेव्हां आम्ही त्याच्या ठायीं हर्ष पावलों. 
'3-लोः आपल्या सांमर्थ्याने सर्वकाळ. सत्ता चालवितो 
त्याचे'नेत्र राष्ट्रांस निरखून पाहतात. 
बंडखोरांनी आपली मान ताठ करूं नये. [ सेळा ]. 


[ सेल 


५२० 


त्तोत्रसंहिता 
८ अहो लोक्तांनो; आमच्या देवाचा . धन्यवाद करा, । 


५४7० त्याच्या स्तुतीचा-घोष उच्च स्वराने करा; 
९ त्यार्नेच आमचा प्राण राखिला. 
ल्ाने:आमचे पाय सरकू दिले नाहींत. 
१० हवे देवा, तं आम्हांस पारखिळें. आहे. 
रुपें गाळतात तसें. तूं आम्हांला मळून पाहिलें 
आहे. 
११ तू .आम्हांस जाळ्यांत गुंतविले, 
तूं. आमच्या केबरेला भारी ,ओश्ञे बांधिले 
५२ तूं मनुष्यांना आमच्या .डोक्यांवरून स्वारी कराव. 
यास लाविलें. : 
आम्ही अमींत: व पाण्यांत सांपडल, 
तरी त आम्हांस बाहेर काढन समृद्ध स्थळीं. 
आणिलें रि 
१३ मी होमार्पणें घेऊन तुझ्या मंदिरांत येईन. 
तुला केलेले नवस फेडीन. 
१४.संकटांत असतां ते मी, आपल्या - ओठांनी : उव्वारिले, 
मीं.ते आपल्या तोंडाने केळे... ... -- . 
१५ पुष्ट पश्चमंचे होम, मेंढ्यांच्या धूप्रासहित-मी 
तुला अर्पीन; न 
बोकडांसह मी गोऱ्हे अर्पीन. 
१६ अहो देवाचें भय धरणारे सवे जनहो,' तुम्ही या. 
ऐका, 


त्यानें माझ्या जिवासाठीं जें केलें आहे तें भी 


सांगतों. 
१७ मीं आपल्या मुखाने त्याचा घावा केला, 
- : माझ्या जिव्हेवर त्याचें स्तवन होतें: 
१८ माझ्या मनांत दुष्कमीचा विचार असता ' 
तर प्रभु माझे न ऐकता. 
१९ पण देवाने ऐकर्ठेच आहे. 


माझ्या प्रार्थनेच्या वाणीकडे त्यानें लक्ष दिळें आहे. 


२० देवाचा धन्यवाद होवो. 
* त्यानें माझी प्रार्थना अवमानिली नाहीं, 


आपली मजवरची दया त्यानें काहून घेतली 


नाहीं. 


६२१ 


८७ गावयाचें संगरीतःस्तोत़् 


[लेला] 


स्तो ६६४०-देदान 


गवयोंसाठी; चंतुवार्थाच्या  साजीनें 
१ देवाने : आम्दांवर 'दया : करावी द: आम्हांस 
आशीर्वाद द्यावा; .: : 
त्यार्ने आपला सुखप्रकाश आम्हांवर. पाढावा; [सेल ] 
२ यासाठीं कीं एच्वीवर॑ तुझा: मागे कळावा, 


- . सवे राष्ट्रास तूं सिद्ध .क्रेळेळें तारण विदित व्हावें. 


३ हवे देवा, राष्ट्रे तुझी स्तुति.करोत 
सर्व राष्ट्रे तुझी स्तुति करोत. 


"४ राष्ट्रे हृर्षात व जयघोष करोत; .:. | 


कारण तूं राष्ट्रांचा न्याय. सरळपणे. करिज्तील 


“व एथ्वीवरील राझुंळा मागे दाखविझील. [सेल ] 


व हे देवा, राष्ट्र तुझी स्तुति करोत; 9 
सर्व राष्ट्रे तुझी स्तुति करोत. . 

६ भूमीने आपला उपज 'दिला आहे. - 
देव, आमचा देव, आम्हांस आज्षीर्वाद देवो. 

७ देब आम्हांस आज्षीरवाद देवो न ग 
व पृथ्वीच्या सवव. सीमा त्याचें भय धरोत. . .. 


दट * [मुख्य गक्‍यासाठी; दाविदाचे संगीत. सोत्र ] 


१ देवाने उठावे, त्याच्या वैऱ्यांची दाणादाण होवो; 
त्याचा द्वेष करणारे त्याजपुढून पळोत. र 

२ जसाः धूर. फांकतोे .तशी त्यांची फांकाफांक कर; 
जसें मेण अमीपुढे-ठेनिळें असतां वितळते. - . 
तसे दुष्ट देवापुढें न होवोत; 

३ परंतु धार्मिक हर्षात, देवापुढे आंनंदोत्सवे करोत. 
हषांमुळें आनंदक्रोत. 

४ देवाला गीत गा, त्याच्या नामाचें स्तवन करा 
ज्याची स्वारी, ओसाड प्रदेशांतून चालली आहे, 
त्याच्यासाठी राजमागे तयार करा; 
त्याचें नाम परमेश आहे, त्याच्यापुढें आनंदोत्सव करा. 

५ पितृहीनांचा पिता, विघवांचा केवारी... 
असा देव आपल्या पवित्र - निवासस्थानी आक्षे: 





स्तो« २८५६-२५ स्तोत्रसंहिता 
६ एकटे असलेल्यांस देव कुटुंबवत्सल करितो; तूं पाडाव केलेल्यांस कैद करून नेळें आहे; 
<- चंदिवानांस बाहेर काढून. भाग्यवान्‌ करितो; मचुष्यांमध्यें, बंडखोरांमध्येंहिं तुला नजराणे मिळाळे 
परंतु बंडखोर रुक्ष प्रदेशांत राहतात. आहेत, 


*७ हे. देवा, जेव्हां तू. आपल्या लोकांपुढे चाललास 
व रानांतून प्रयाण केलें, [सेल] 
८ तेव्हां भूनि कंपित झाली, न 
व देवासमोर आकाशातून पजेन्यवृष्टि झाली. 
देबासभोर, इल्लाएलाच्या देवासमोर, सीनाय “ पर्वत 
देखील कंपित झाला. 
९ हे देवा, तू. बिपुठ पर्जन्य पाठवून दिलास. 
तुझें वतन कोमेजले होतें तेव्हां तूं ते सुस्थित केलें. 
._ १० त्यांत तुझी मंडळी राहिली 
._ हे देवा. वत चौंथुलपणानें . दीनांसाठीं 


११ प्रभु अनुज्ञा देतो. र 
मंगळ वाती प्रसिद्ध करणाऱ्या' ज्रियांची मोठी सेना 
सिद्ध होऊन म्हणते 
१२ सैन्यांचे राजे पळ काढितात, पळ काढितात; | 
आणि घरीं राहिलेली ग्रहिणी लूट वांढूम देते. 
१३ तुम्ही मेंढवाब्यांमध्ये पडून राहतां काय £ 
ज्याचे पंख स्प्यानें व पिसे पिवळ्या सोन्याने 
मंडित आहेत, र 
अश्या कबुतरासारखे तुम्ही आहां ना ६. :- 
१४ सर्वसमर्याने राजांची दाणादाण केली, : : 
तेव्हां सल्मोनावर बर्फ पडतें त्याप्रमाणे झालें 
१५ बाशान पर्वत देवाचा पवत आहे, : : 
बाझयान पेत रिखरांचा पर्वेत आहे. 
4६ अहो: शिखरांच्या 'पवेतांनो र 
देवाला निवासासाठी जो पर्वत आवढटा 
त्याकडे वक्रदष्टीने कां पाहतां :. । 
त्यावर परमेश्वर निक्षयें सदोदित राहील. : 
१७ देवाचे रथ वीस इजार आहेंत. 
हजारों हजार आहेत, 
प्रभु सीनायवरून पवित्रस्थानीं आला आहे. 
कट. तूं उचस्थानीं आरोहण केळे आहे; . 


यासाठीं की हे परमेशया, देवा, तूं तेथे. वास करावा. 


१९ प्रभूचा धन्यवाद होवो. 
तो प्रतिदिनी आमचा भार वाहतो; 
देव हा आमचें तारण आहे. [ सेल ] 
२० देव हा आम्हांला संकटांतून मुक्त करणारा आहे; 


आणि म्रृत्यूपासून सुटण्याचे मागे दाखविणे प्रभु 
जो परमेश्वर त्याजकडे आहे. 
२१ देव निश्चये आपल्या वैर्‍यांचें मस्तक फोडील, 
आपल्या दुष्टाईंत निममन होऊन चालतो त्याचें 
केसाळ माथे फोडील. . 
२२ प्रसु म्हणाला, बाशानापासून मी त्यांस परत 
आणीन, 
समुद्राच्या खोल डोह्यांतून त्यांस परत आणीन; 
२३ यासाठीं की तूं. आपला पाय रक्तांत बुचकळाबा, 
: तुझे शत्रु तुझ्या कुत्र्यांच्या जिभांचें खाद्य व्हावें. 


२४ हे देवा, त्यांनीं तुझ्य़ा स्वाऱ्या पाहिल्या आहेत, 


पवित्रस्थानीं माझ्या देवाच्या, 
,_ माझ्या राजाच्या स्वाऱ्या त्यांनीं पाहिल्या. आहेत. 
२५ खंजिऱ्या वाजविणाऱ्या कुमारींच्यामध्यें 
गाणारे पुढें व वाजविणारे मागें असे चाळून 
___ म्हणतात कीं 
२६ ज्यांचा उगम इस्लाएलापासून आहे असे तुम्दी, 
प्रभु जो देव त्याचा, जनसमूहामध्यें धन्यवाद करा. 
२७ तेथें त्यांजवर प्रभुत्व करणारा कनिष्ठ बन्यामीन, 
यहूदाचे अधिपति, ब त्यांच्याबरोबरचे समुदाय, 
जबुळूनाचे अधिपति, नफताळीचे अधिपति हे. 


२८ तूं प्रबळ व्हावें असें तुझ्या देवाने 
आझ्ञापिटें आहे; 
हे देवा, तू आम्हांसाठी जें केळें आहे ते दढ कर. 
२९ यरुवलेमांतील तुझ्या मंदिराकरितां 
राजे तुला भेटी आणितीठ. 


इर्र 


डर अहो एथ्वीवरील राष्ट्रांनो, तुम्ही ळेवालां गु ळा ; 
की 
३३ पुरातन आकाझाच्या आकाशावर आश्ढ होऊन । 


भ्रभूर्ची स्तोत्रे 


जो स्वारी करितो, त्याचीं स्तोत्रे. गा; 
"-.श्षाह्य, तो. आपला. शब्द, -- सामरथ्यांचा शब्द 
उद्यारितो, " 
३४ देवाच्या बलाचें वर्णन करा; 
इल्लाएलावर त्याचें ऐश्ये आणि ग्रंगनसंढळांत 
त्याचें बल आहे. 
३५ तुझ्या पवित्र स्थानांतून कार्य. करणारा देव भर्य- 
आहे. 


*: . हूल्षाएलाचा देव आपल्या लोकास 
बलु व साम्ये देतो. त 
_ देवाचा धन्यवाद होवो. 


ठु [सुख्य गववासोर्ठी : शोऊन्ञीम ( भूकमल) या 
«९ चालीवर गावयारचे दाविदाचे स्तोत्र] 
१ हवे देवा, मला तार; 
कारण जलें माझ्या प्रागाशीं येऊन मिड्छी आहेत. 
२ मी खोल. दल्दलींत रतलों आहें, तेथें उ्नें राहण्यास 
आधार नाहीं 
मी खोळ पाण्यांत आलों. आहे, आणि लोंढा मज- 
वरून आत आहे. 
३ आरोळी मारितां मारिता मी थकलो आहें. 
माझा घसा कोरडा पर्ला आहे; . 
मी. आपल्या देवाची बाट. पाहता फाइता माहे 
डोळे कषिणळे आहेत. ठी र 





६ हे प्रमू, सेमंभीझे : परमेश्वरा, जें तुझी आपेका 


करितात - 

त्वांच्या फंजितींला मी कारण होऊं नये; 
हे इत्लाएलाच्या देवा, जे तुझी प्रतीक्षा करितात 
:_ त्यांच्या अप्रतिष्ठेला मी-कारण होऊ नये. ः 


'७ कारण तुजकरितां मी. निंदा सोणिली आहें; - 


लञेर्ने माझें मुख व्यांत झाळें आहे; 

८ मी आपल्या भावांस नवखा, 

माझ्या सहोदरांस परकाःअसा झालों आहे. 

९ कारण तुझ्या : मंदिरांविषयींच्या आवेशाने मठा 
आसून टाकिळें आहे, . 

आली करणाऱ्यांनी केळेली निंदा मजवर झाली 


१० मीं उपास करून. शोक केला, 
तेंच माझ्या निदिस कारण झालें. 
११ मीं गोणताटाचे कपडे चढविले, 
तेव्हां मी त्यांच्या उपहासाचा विषय झालों.' 
१२ वेशींत बसणारे मजविषयीं बोळठत असतात, 
मी मद्यप्यांच्या गायनाचा विषय झालों. 
१३ मी तर, हे परमेश्वरा, तुला मान्य होईल अश्या 
समयीं तुझी प्रार्थना करितो; 
हे देवा, तूं आपल्या विपुल दयेस 
-व॒ आपण सिद्ध केलेल्या उद्धाराच्या सत्यास अनुस- 
रून मला उत्तर दे. 
१४ व्विखलांतून मळा काढ, मला रुतूं देऊं नको 


स्तो” ६९४५१५-७० 


-- मला खचू देऊं नको ी । रि 3.18 
गर्तेच्या जाभाड्यांत मला युंतून पह देऊं नको. 








१६ : दे. .परमेंश्वरा, गाझे.. ऐक; कारण. तुर्शे. .वास्सल्य 
आहे; री 


आपल्या तबिपुळ करणेस अनुसरून ,मजकरडे-नळ 


कारणं मी.;संकयांत आहें;- माझें. सत्वर!ऐका 
$८..आझ्या' जिवाजवळ येऊन त्याचा! छदारं कर; 
मांझे वैरी पाहून माझा उद्धार कर 
१९ माझी निंदा, माझी फजिती आशि माझी अप्रतिष्ठा 
तूं जाणतोस 22; 
माझे सर्व शत्रु तुजपुढें आहेत 
२० निंदा होब-असल्यासुळें माझे: हृदय भभ झाळें..आहे. 
मीः अगदीं बेजार शालो आहें. 
माझी कींब करणारा कोणी आहे कीं कार्य हें मीं 
पाहिलें, पण कोणी आढळला नाहीं - 
माझें.कोंणी. समाधान करील म्हणून वाट पाहिली. 
पण कोणी दिसला नाहीं - 
_ रैडै.त्यांनीं मला खावयास अन्न म्हणून विष दिलें, 
तहान भागविण्यास मला आंब दिली. - 
२२ त्यांजपुढें मांडिलेळें ताट त्यांसःपाश होवो; ' 
ते निश्चित असतां त्यांस तेः जाळे होवो. 
२३ त्यांस. दिसूं नये म्हणून त्यांचे डोळे.अंघळे होवोत 
तूं त्यांची कंबर सदा खचीव. | 
२४ तू त्यांजवर आपल्या क्रोधाचा मारा कर, 
तुझा कोपामि त्यांस गांठो. 
२५ त्यांची बस्ती ओसाड पडो, 
त्यांच्या डेऱ्यांत कोणी राहावयाला न उरो. 
२६ कारण ज्याला तूं शिक्षा केली त्याच्या पाठीस ते 
लागतात 
तूं ज्यांस घायाळ केळें आहि त्यांच्या दुःखांत ते 
भर धाल्तात. 
२७ त्यांच्या अन्यायांत भर टाक; १ 
तुझ्या न्यायपरायणतेचा लाभ त्यांस न होवो. 
२८ जीवनाच्या पुस्तकांतून त्यांचीं नांवे खोडलीं जावोत, 








- घार्मिकांबरोबर त्यांची नांवनिक्ठी न होवो. 

२९ मी तर दीन व दुःखी आहें; 

हवे देवा, तू सिद्ध केडेळें तारण मता उच्चस्थानीं 
ठेवीठ. 


.३९ देवाच्या नामाचें मी गीत गाऊन स्तवन करीन, 
१७ आपल्या दासापासूर तू."आपलें सुख. लपत. भको; |: 
'३े$.ते “देल्यपेव्मा, : शिंगे... असलेल्या “ व... दुभागलेल्या 


त्याचें उपकारस्मरण करून त्याचा- महिमा वर्णीन: 


खुरांच्या गोऱ्ह्यापेक्षां परमेश्वराला आवडेल. 
३२ दीन हें पाहून इषेतील; 
देवाचा शोध करणाऱयांनो, 
तुमच्या हृदयांत नवजीवन येवो. 
३३ कारण परमेश्वर दरिद्यांचें ऐकतो, प. २ 
, बंदीत. * पडलेल्या आपल्या . लोकांचा तो. अव्हेर 
करीत नाहीं. 
३४ आकाश, प्रथ्वी, समुद्र 
व. त्यांत चलनवलन करणारे सर्व प्राणी त्याचें 
स्तवन करोत. 
३५ कारण देव सीयोनाचें तारण करील, 
तो यहूदाचीं नगरें बांधील 
लोक तेथें राहतील: वे तें त्यांच्या ताब्यांत येईल. 
३६ तें त्यांच्या दासांच्या संततीचेंहि बतम होईल: 
ज्यांस त्याचें नाम प्रिय आहे ते त्यांत वस्ती 
करितील. 


५९७०७ [ मुख्य गवयासारठी; दाविदार्चे स्मरणार्थ स्तोत्र ] 


१ हवे देवा, प्रसन्न होऊन मला मुक्त कर; 
हे परमेश्वरा, माझें साहाय्य करण्यास त्वरा कर. 
:२ जे माझा जींव घ्यावयास पाहतात 
ते लज्यित व फजीत होवोत, - 
माझे विघ्नसंतोषी मार्गे हटून अप्रतिष्ठा पावोत. 
३ अहाहा ! अहाहा ! असें थद्ेनें म्हणणाऱ्यांची 
फजिती होऊन 


ते लजेनें मार्गे हटोत. 
४. तुल्य ' हरण येणारे सवे तुझ्या ठरयी आनंद व 
उड्लास पावोत. 


दर्ड 


स्नो" ७७०५४-१७१४१२० 





ज्यांना तूं सिद्ध केळेल्या तारजाची आवड वाटते ते. 
- शकांचा महिमा वाढो, असे सतत म्हणोत. 
_ _ मी तर दीन व दरिदी आहें. 


माझा सांहाथ्यकर्ता व माझा मुक्तिदाता तूं आहेस 


| हे परमेश्वरा, विलंब लावूं. नको. 


७१ 


तूं आपल्या न्यायाचारोर्ने मला उद्धर वं मुक्त कर; . 


मजकडे आपला. कान लाव व माझे तारण करं 

मला नेहमीं थारा. सांपडावा म्हणून, मजसाठी 
निवासाचा खडक हो. र 

* 'मठा तारण्याचें तूं अंविठे/ आहे, 

कारणं तू माशी गड व दुरी आहेसं 
माझ्या देवा, दुर्जनाच्या. हातांतून मला सुक्त 
कर 

अन्यायी व निदैय यांच्या तावडीतून सुक्त कर 

कारण, है अंभू परमेश्वरा, तूं माझें आझयास्थान 
आहिस: 


माझ्या तरुणपणापासून तूं -माझें श्रद्धास्थान आहेस. 


जन्मापासून त॑ माझा आधार आहेस. , 
मातेच्या उद्रांतून निघाल्यांपासून तू माझा... 
कल्याणकतो आहेस; ह 

* मीं तुझी स्तुति निरंतर करीन, 

_ ३ बहुतांस मी आश्वयींचा विषय झालो आहे 
तरी तूं माझा खंबीर आश्रय आहेस. 

& माझ्या भुंखांत तुझें. स्तृतिस्तोत्र सदा असत जाईल 
त्यांवत दिवसभर गौरवपर शब्द निघतील. 

- ९ उतार वयांत माझा त्याग करूं नको. ) 
माझी शक्ति क्षीण होत चालली असतां 

मला सोई नको... 

कारण. माझे वैरी मजविषयी चर्चा करितात 
आणि माझ्या जिवावर टपणारे एकत्र मिळून 


० 


ह मसलत करितात. त 

११ ते म्हणतात, देवाने याला सोडिटें आहे; 
याच्या पाठीस लागा; यालार्यराः '  : 
कारण यात सोडंविणारा-- कोणी नही. 

१२ हे देवा; मजपासूर्न दूर असू नको; 

___ हे माझ्या देवा, सहिय्यासाठी त्वरा कर: 


नती [१३ माझ्या जिवाला अपाय करणारे! उव्बित होऊन 
१ हे. परमेश्वरा, मीं तुझा आश्रय घरिला | .. 


नष्ट होवोत: गड 
माझें अनिष्ट करावयास पाहणारे: निंदेर्जे व 
: अप्रतिष्ठेने व्याप्त होवोत. टं 
१४ मी तर नित्य.आह्या घरून राहीन व 
आणि तुझें त्तवन अधिकाधिक करीत जाईन. 
१५ माझें मुख तुझ्या न्यायपरायणतेचें 9 
आणि तूं सिद्ध केलेल्या तारणाचें दित्रसभर वर्णन 
करील; त्यांची गणती .मला. कळत. नाहीं 
१६ प्रभु परमेश्वराच्या महत्कृत्यांचे मी. वणेन 


१७ हे देवा, माझ्या सरुगपणापातून “तू मला. शिकवीत 
आला आहेस: ] 
आणि मीं आजपर्यंत तुझी' अद्गुतकृत्यें 
वर्णिली आहेत. म 
'१८ मी वर्योश्र्द होऊन माझे केस पिक्रळे 
तरी हे देवा, मंडा.सोई नको; 
म्हणजे मी भावी पिढीला तुरे वाहवेल 
बिदित करीने, 1. रक. 
पुढच्या पिढीतील सर्वांस तुझ्या पराक्रमोर्चें 
वर्णन करीन, 
१९ हे देवा, तुझें न्याग्यत्वं गगनापर्यंत पोहोच आहे; 
हे देवा, व. महेतकृत्ये केली आहेत, तुजसमान 
कोण आहे £ वि 
२० तूं आम्हांला: बहुत व भारी संकटे भोगावयास 
लाविली, 


तरी तूं भामचें पुनरुळीवन करिशील, 


६२५ 


स्तो>9११०-७२१९ | स्तोकयंहिता 
>. एप्वीच्या अघोभागांदश:पुंक: बर आणिसील. | 











त्याची. सत्ता. होईल, 


२१ तूं माघे महत्त्व वाढीव « अरण्यांतळे रहिवासी त्याठा. नमन करितील, 
आणि मजकडे. वळून माझें शांतवन कर. त्याचे वैरी धूळ चाटितील. | 
२२ मी तर तुझें स्वुतिस्तोत्र सतारीबर- गाईन. तार्शीश व. द्रीर्पे यांचे राजे. नजराणे. आणितील. 
हे माझ्या देवा, तुझ्या सत्याचें श्तवन करीन, :_ : शबा व सबा यांचे राजे खंडणी देतील. 
हे इक्एलाच्या-प्रविज प्रमू., आरी त्रीणेवर | ११ सवे राजे त्याला दंडवत घाठितील 
स्तोत्रे - सव राष्ट्े त्याची सेवा करितील, 


9२. कारण घावा करणारा दरिद्री, 


तुझी स्तोत्रे गाईन 
२३ भ्री तुझीं स्तोत्रे ग्रातांना माशे ओठ आनंदानें गजर पि 
> रितील दीन व अनाथ, यांठा तो सोडवील. 


तूं मुक्त केलेला माझा जीव आनंदानें गजर करील. | १३ दुबळा व दरिदी यांजवर तो-दया करील, 
२४ माझी जिव्हा : दिवसभर. तुझ्या. त्यांध्यत्दाविषयीं दरिद्यांचे जीव तो तारील... -. .. 
": आुणघुणत राहील; . . .: १४ जुुम.. व बलात्कार : यांपासून. त्यांचे जीव तो 
कारण माझें वाईेट-. करावयास .-पाइणारे: रुजत मुक्त करील 
ब'फजीत झाळे आहेत. :.- : .' १. आणि त्याच्या दृष्टीनें .त्यांचें. रक्त. अमोळ ठरेल 
3 . 1 १५ तो विरायु होबो. व त्याला, शकतें. सोने. मिळो; 
७२ [ संल्मोनाचे सोन ] शट त्याजसाठीं सतत प्रार्थना केली जावो; . . 
१ है देवा, तं. आपलें न्यायानुशासून जाळावे, |. त्याचा धन्यवाद दिवसभर होवो... . 
राजपुत्राला -भपली शमेनीति: शिकीब: १६ भूमीवर पर्वेतांच्या शिखरांपर्यंत भरपूर. पीक येवो. 
२ तो नीतीने तुझ्या. लोकांचा न्याय ,करील;; :: त्याची कणसें ल्नानोनाम्रमाणें डोलोत 
"तुंश्‍्या-दीनांचा निवाढा:म्याबबुदीने:- करील, नगरोनगराचे लोक पृथ्वीवरील तृणाप्रमाणें 
३ पर्वत व डोंगर वळता ). विपुढ़ होवोत. 
लोकांस शांतिदायक. होतील. 4 ३ तह्याचे-नाम सर्वकाळ राहो. 
४ तो प्रजेतल्या दीनांचा न्याय करील; । सूर्य आहे तोंवर. त्याचें नाम इदिंगत होवो 
तो दरिद्री. जर्नांच्या. सुलांकळांचें तारण. करील, त्याच्या -तामाने लोक. आपणांस धन्य म्हणोत. 
तो लुदम करणार्‍यांस चिरहून टाकील. - सर्व राष्ट्रे त्याचा धन्यवाद करोत. 
५ चंद्र सुर्य आहेत तोपर्यंत. १८ परमेश्वर देव, इल्लाएलाचा देव, तोच कायतो 
ते पिढ्यानुपिढ्या तुझें भय भरितील. प कृत्यें करितो. - 
$ कापलेल्या : :'गवतावर पडणाऱ्या - पर्जन्याप्रमाणे, त्याचा धन्यबाद होवो. . ., 
भूमि सिंचन करणाऱया सरंप्रमाणें तो उतरेल १९५. त्याचें गौरबयु'क्त नाम सदा सुवंदित असो. 
.५ ७ त्याच्या काळीं धार्मिक उत्कर्ष पावतील त्याच्या महिम्यानें सवे पृथ्वी भरो. 
":: "आणि चंद्र नाहींसा दोईपर्यंत: विपुळ झांति असेल. आमेन, आमेन. | 
-__ ८ समुद्रापासून समुद्रापर्वत  : : वक 
3 क्षालि त्या .उदीपासून प्रथ्वीच्या दिशंतांपर्यंत [ इत्याय्राचा पुत्र दावीद याच्या प्रार्थना समाप्त ] 





६२९६ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो> ७३२१-२७ 





भाग तिसरा 


[ आसाफाचें लोब ] 


७३ 
१ देव इत्लाएलावर, द्ध मनाच्या लोकांवर 
खरोखर कुंपा करणारा आहे. 


प्रतिदिवशीं सकाळीं मंला शिक्षा झाली आहे. 
१५ याप्रमाणें बोलण्याचे मीं मनांते आणिले असतें, 
तर मी तुझ्या प्रजेच्या पिछ्यानुपिढीच$ गुन्हेगार 
ठरलो असतों 


२ मजबिंषयीं म्हणाल तर माझे पाय ठटपटण्याच्या | १६ ही गोष्ट मळा समजावी -म्हणून तिचा विचार 


लागास आले होते. 
माझीं पावळें बहुतेक घसरणार होतीं. 
३ कारण दुर्जनांचा उत्कर्ष पाहून 
मी गर्विष्ठांचा हेवा करू लागलों. 
४ त्यांस मरणयातना नसतात, 
ते शरीराने धडधाकट ब पुष्ट असतात; 
५ मानवजातीप्रमाणें त्यांना क्ेश होत नसतात, 
इतर मनुष्यांप्रमा्णे त्यांस पीडा होत नसतात; 
६ हर ते हा त्यांच्या कठींचा हार बनला 
आहे. 
बलात्कार हा त्यांस वळ्लाप्रमाणे आच्छादन 
झाला आहे. 
७ पुषटतेमुळें त्यांचे डोळे बाहेर येतांत; 
त्यांच्या मनांतील कल्पना उर्चबळतात. 
८ ते थद्द करितात, व दुष्टतेनें जुंलमाच्यां 
__ गोष्टी बोलतात. । 
ते मोठ्या डौलाने भाषण करितात. 
« ते आपलें तोंड आकाक्यापर्यंत पोंचवितात; 
_ _ त्यांची जीभ एथ्वीवर मिरविते. 
३० यपुळें त्यांचे लोक त्यांजकंडे वळतात, 
आणि त्यांच्याजवळचें पाणी भरपूर पितात; 
११ आणि म्हणतात, देवाला कसें. समजणार £ 
परत्पराला काय ज्ञान आहे £ 


१९ पाहा, दुर्जन ते हेच. 


करूं लागलों. 
तों ती मला दुःखदायक वाटली; 
१७ पण मी देवाच्या पवित्र स्थानांत गेलों 
आणि त्या लोकांचा शेवट मनांत आणिला तेव्हा. 
ती मला समजली. 
१८ खचीत तूं त्या लोकांस निसरज्या स्थलांवर 
न उभे करितोस. 
त्यांस पाहून त्यांचा नाश करितोस. । 
१९ एका क्षणांत त्यांची कशी धूळधाण झाली आहे! 
भयानें ते अगदीं गांगरून गेळे आहेत; 
२० जागा झालेला मनुष्य जसें स्वप कांहींच नाहीं 
असें मानितो. 


तसा हे प्रभू, तूं जागा होतांच त्यांचें तें €ूप 
तुच्छ मानितोस. 
२१ माझें मन तिन्न झालें 
ब माझें अंतर्याम व्यथित झालें. 
२२ मी तर मूढ व अज्ञानी होतो; 
वुजंपुढें मी पद्युतुल्य होतो. 
२२३ तरी मी नेहमीं तुजजवळ आहें; 
तूं माझा उजवा हात धरिला आहे. 
२४ तूं बोध करून मला मागे दाखविशील  . 
आणि तदनंतर गौरवाने माझा स्वीकार करिझील. 
२५ स्वर्गात तुजशिवाय मला कोण आहे १ 
पृथ्वीवर मला तुजशिवाय दुसरा कोणीहि प्रिम नाहीं. 


हे स्वस्थ असून सर्वदा धनवृदधि करीत असतात. | २६ माझा देह ब माझे हृदय हीं खचली 


१३ मी आपलें मन स्वच्छ राखिले 
आपले हात निदोंषतेनें धुतळे, हॅ. सगळें व्यर्थ; - 
१४ कारण मीं दिवसभर पीडा भोगिली आहे; 


देव सर्वकाळ माझ्या जिवाचा आधार व 
माझा वांटा आहे. 
२७ पाहा, जे तुजपासून दूर. जातात ते. नष्ट होतात. 


६२७ 


स्लो० ७३१:२७-४७:२३ 





अनाचार करून बहकून जाणार्‍या सर्वाचा तू. समूळ 
नाशं करितोस. 
२८ मजविधर्थी : म्हटलें: त्र देवासमीप ' जाणे : यांतच 
मीं प्रभु परसेश्वराला. आपलें आश्रयस्थान केटें-: आहे, 
यासाठीं कीं मीं तुझी सवे कृत्यें आहीर कराबीं. 


09%  [आंताफाचे मास्कोळ (बोधपर स्त्र) ] 


१ हे. देवा, तू आम्हांस कां क्रायमचें टाकिले आहे £ 
आपल्या कुर्णांतल्या कळपावर तुझा कोपामि 

... .. : कां घुमसतो : - 

२ जी मंडळी पुरातन काळीं तूं. बिकत घेतली. 
जिला तूं, आपले त्रारस. होण्याकरितां उद्धरिठें .तिचें 


वजया सीयोन पववतावर तूं. बस्ती केली त्याचें | 


- कै.सरवस्वी.विध्यंस:हाठेल्या स्थलाकडे. पाय 
-उचलनःचल; :> 
वैऱ्याने प्रवित्रस्यानाची: अगदी: .:नासाडी... केली . आहे. 
४ तुझ्या सभागृहांत तुझ्या शत्रूनी हल्कहोळ 
मांडिला आहे; 
त्यांनी आपले घ्वज चिन्हांसाठी .उभारिछे आहेत. 
५ दाट झाडीवर कुऱहाडी : उचलणाऱ्यर- लोकांसारखे 
ते दिसले. बा ४ 
६ त्यांचें एकंदर नकजींकाम 
ठे कुऱ्हाडीने व हातोख्यांनीं फोडून -टाकितात; 
७ त्यांनीं तुझ्या पवित्रस्थानाला आग लाविठी- आहे; 
तुझ्या नामाचे . निवासस्थान भ्रष्ट. करून अगदी 
धुळीस मिळविले आहे. 
८. ते आपल्या: मनाशी म्हणाले. 
आपण यांचा नायनाट कडून टाकू; | 
त्यांनी देश्यांत असलेली देवाची सर्व सभास्यानें 
९ आभचीं चिन्हें आमच्या दृष्टीस पडत नाहींत, 
कोणी संदेश उरला नाही. र 
आणि असें कोठवर चाकेळ हे जाणणारा आलच्या- 


-* :_ मध्यें कोणी नाही. 
१० हे देवा, शत्रु कोठवर निंदा करणार £ 
वैरी तुझ्या नामाची निर्भर्त्सना सदा करणार क्राय १ 
११ तू. आपला हात, म्हणजे आपला उजवा हात, काँ 
आवरून धरितोस. ६. . 
तो आपल्या छातीवरून काढून तू. त्याचा. संहार कर 
१५ देव साझा पुरातन कालापासूनचा राजा आहे; , 
पृथ्वीवर उद्धार करणारा तो आहे. 
१३ तूं आपल्या सामध्यीने समुद्र दुभागिला; 
जलाशयांतील मगरांचीं मस्तके तूं ठेचून टाकिलीं. 
१४ तूं लिव्याथानाच्या मस्तकांचा चुराडा केला, 
बनचरांना तो तूं खाऊ घातला. 
१५ तू झरा फोडून जलप्रवाह बाहेर काढिला. 
निरंतर वाहणाऱ्या नद्या सुकवून टाकिल्या. 
4६ दिवस तुझा आहे, रात्रहि तुझीच आहे; . . 
ी उचंद्र. ब सूर्य तूं स्थापन केले. 
१७ पृथ्वीच्या सवे सीमा तूंच ठरविल्या. 
उन्हाळा-व: हिंवाळा हे तूंच केले. 
१८ हे परमेश्वरा, लक्षांत असूं दे कीं वैन्मार्ने कक्ची 
बिटंबना मांडिली आहे, 
मूर्खराष्ट्राने तुझ्या नामाची कक्षी निंदा चालविली आहे. 
१९ तूं आपल्या कपोताला श्वापदापुढें टाकू नको, 
आपल्या दीनजनांच्या प्राणांचा. . विसर . कायमचा 
पह देऊं. नको. ”- 


स्थाने झालीं आहेतं. 
२१ पीडितास लब्बित होऊन मागे. फिरू देऊं नको; 
दीन व दखिदी तुझ्या नामाची स्तुति करोत. 
२२ हे देवा, ऊठ, तू आपणच आपला वाद चालीव; 
मूख तुझी निंदा कशी नित्य करीत आहे हें लक्षांत 
आण. 
२३ शत्रूंची आरडाओरड, 
तुझ्यावर उठणाऱ्यांचा एकसारखा . वर . चढणारा 
गोंगाट विसरू नको. ी 


६२८ 





७ तुम्ही आपलें शिंग उंच करूं नका, 
ताठ मानेने बोळे नका. 
कारण उन्नति ही पूर्वेकडून नव्हे, 
पश्चिमेकडून नव्हे, व अरण्याकडूनहि नव्हे: 
७ तर न्याय करणारा देव आहे. 
तो एकाला खालीं घालितो व दुसऱ्याला 
वर आणितो. 
८ पाहा, परमेश्वराच्या हातीं . प्याला. आहेः व त्यांत 
द्राक्षारस फेसाळत आहे. 
त्यांत .मसाला मिसळला आहे आणि त्यांतून तो 
ओतून देतो 
त्याचा गाळ एथ्वीवरील सवे दुजेनांस खातरीनें 
निथळून प्यावा लागेल. ऱ की 
९ मी तर सदा आनंद करीन कोत 
याकोबाच्या देवाचीं स्तोत्रे गाईन, : : . 

१० दुजेनांचीं सर्व शिंगे. मी तोडून टाकीन; 
...पण धार्गिकांचीं शिंगे उंन्नत होतील. : 
७६ [ मुख्य गबयासाठीं; तंतुवारथांच्या साथीने 

गावयाचें आसाफार्चे संगीत स्तोत्र ] 
१ यहूदांत देव प्रगट झाला आहे; 





स्तोत्रसंहिता स्तो» '७५:१-७७%१ 
1: इ्याएलांत त्याचें नाम थोर आहे. ..: 
झे [ सुर्य गवयासाठी; ताइकेय ( नष्ट करू नको ) | २ शालेमांत त्याचा मंडप आहे. द 
र. चाळीवर मावयाचे आसाफाचें. संगीत स्तोत्र ] व सीयोनांत त्याचें निवासस्थान आहेः 
१ हे देवा, आम्ही तुझें उपकारस्मरण करितो; ३ तेथें धनुष्याचे बाण, पय 
तुझें उपकारस्मरण करितों ढाल, तरवार व युद्धसामश्री हीं त्यानें: 
कारण तुझें नाम समीप आहे. मोडून टाकिली. . :.* - -' [सिला ] 
तुझ्या अद्भुत कृत्यांचे वणेन. लोक करितात. ४ तूं प्रतापी आहेस, नं 
२ नेमिळेली वेळ आली म्हणजे छटीनें भरलेल्या पवेतावर तेजस्वी भाहेस 
मी यथार्थ न्याय करीन. ५ जातीच्या वैर्यवानांना ठबांडिळें आहे, ते झोपी 
३ ए्वी व तिच्यावर सवे राहणारे भेदरून गेले गेळे आहेत; -. 
तरी तिचे स्तेभ मींच त्यापिळे आहेत. .[ सेल ] त्यांतील कोणाहि : बलवांनाचे . हात  चाळेनात. 
४ फुशारकी मारणाऱ्यांस मी-म्हणालो, फुशारकी ६ हे याकोबाच्या देवा, : धुझ्या घधमकीनें रथ व. घोडा 
मारूं नका. _ यांना गाढ निद्रा लागली आहे. 
आणि दुर्जनांस म्हणालो, शिंग वर करूं नका ७ तुझें, तुझेंच, भय धरिले पाहिजे. 


एकदा क्कोध :.आला. म्हणजे. तुजपुढें कोण 
उभा राहील £ 
८ तूं स्वगोंतून आफ्ला निर्णय ऐकविला; 
_तों एथ्वी भ्याली व स्तब्ध झाली; 
९ पृथ्वीवरील सर्व दीनांस तारावयासाठीं, 
न्यायनिवाडा करावयासाठीं देव उठला, 
तेव्हां असें झालें. [सेलम ] 
१० कारण मनुष्याचा क्रोध तुझ्या स्तुतीचें साधन 
असा होतो. * . 
अवशिष्ट क्रोधाने तूं आपली कमर बांघितोस. 
११ परमेश्रर तुमचा देव याला.. नवस. करा व 
ते फेडा. 


र ज्म्बाचे: पय घरिळे ःपाहिजेःफ्याळा* त्याच्या :लमोव' 


तालंच्या सर्वानी. नजराणे आणांचे: 


। १२ अधिपतींचा संताप तीनं कर्ती; 


पृथ्वीवरील राजांस त्रोःमंयप्रद आहे. 


ग; 


[ मुख्य बडे बदूबुन 'याच्यासारठी - आसाफाचें 


७ऊेलत्र] :- 


१ भी आपल्या वाणीने देवाला हाक मारीन; 
“मीं देवाला हक मारीन व तो. माझें ऐकेल. 


६२९ 


स्तो०. ७७;२-५७८:७ 


स्तोत्रसंहिता 





२ माझ्या संकटाच्या दिवशीं मी. प्रभूला शरण गेलो; 
रात्री माझा हात पसरलेला राहिला, 
तो ढिला पंडला नाहीं; 
माझा जीव सांत्वन पावेना. 
३ मी. देवाचें स्मरण करून करून व्याकुळ. होतों; 
भी ध्यान करू इच्छितो पण माझा जीव. 
मूच्छित होतो. 
४ तूं. माझ्या * पॉपणीस पापणी लागूं देत' नाहींस; 
मी विव्हळ झालों. आहे, मला बोलवत नाही. 
५ पूर्वीचे दिवस व प्राचीन काळची वर्षे 
हीं मीं घ्यानांत आणिली आहेत. 
६ रात्रीं मला आपल्या गोताचें स्मरण होते; 
मी आपल्या मनांत चिंतन करितों 
माझा जीव विचारांत पडला आहेकी 
"७ प्रभु सवेकाळ आमचा त्याग करील काय? 
तो पुनः कधीं प्रसन्न होणार नाहीं काय £- 
< त्याची दया कायमची नाहींशी झाली काय १ 
त्याचें अभिवचन पिढ्यानुपिढ्या निष्फळ 
राहणार काय £ 
९ देवं कुपा करावयाचें विसरला काय £ 
* त्याने क्रोधामुळें आपला कळवळा आवरून 
“:- - घरिला. काय १ [सेला ] 
१० मी म्हणालो, ही तर केवळ माझी. दुर्बलता आहे; 
- 'परेतु मी परात्पराच्या .उजव्या: हातच्या वर्षांचे 
११ मी परमेशाचीं महत्कृत्यें वर्णन; 
* ' आणि भी तुझ्या पुरातन कालच्या अद्भुत छृत्यांचें 
स्मरण करीन. 
१२९ मी तुझ्या सर्व कृत्यांचे. मननहि करीन 
आणि तुझ्या कार्याचा बिचार करीन. 
१३ हे देवा, तुझा मार्ग पवित्रतेचा आहे; 
परमेश्वरासारखा थोर देव कोण आहे १ 
१४ अद्भुत कृत्यें करणारा तूंच देव आहेस; 
तूं आपलें साम्ये लोकांत प्रगट केलें आहे. - . 
१५ याकोब व योसेफ यांची संतति म्हणजे तुझे लोक 


६३०८ 


फट 


यांस तू. आपल्या भुजानें मुक्त केलें आहे. [सेख्ण ] 


१६ जलांनीं तुला पाहिलें, . हे देवा; जलांनीं तुला पाहिलें; 


तों कंपित झालीं, जलाशयहि खळबळले. 


१७ मेघांनी वर्षाव केला; 


आभाळ कडाडलटें; 


तुझे बाणहि सुटले. 


[सेला ] | १८ तुझ्या गर्जनेचा शब्द झंझावातांत होता; 


विजांचा एथ्वीवर चकचकाट झाला; 
भूमि कंपित होऊन डळमळली. 


१९ समुद्रांत तुझा माग 


* व महाजलांत तुझ्या वाटा होत्या, 
तुझीं पावलें दिसली नाहींत. 


२० मोशे व अहरोन यांच्या हस्ते 


तू आपले लोक कळपाप्रमारणे नेले. 
[ आसाफारचें मास्कील ( बोधपर स्तोत्र) ] 


१ अहो माझे लोकहो, माझ्या धर्मशाक्ञाकडे लक्ष द्या; 
माश्या तोंडच्या वचनांकडे कान लावा. 

२ मी आपलें तोंड उघडून दृष्टांत सांगेन; 
प्राचीन काळच्या गूकथांचें निवेदन करीन. 

३ जें आम्हीं ऐकलें, जें आम्हांला समजलें, 
जें आमच्या वडिलांनीं आम्हांस सांगितलें, 


-४ तें आम्ही त्यांच्या वंशजांपासून गुप्त ठेवणार नाही; 


तर पुढल्या पिढीला परमेश्वराची स्तुत्य कृत्ये, 
त्याचा पराक्रम आणि त्याने केलेलीं अद्भुत कृत्यें 
यांचें वर्णन करू. 
५ त्यानें याकोबवंशाला निर्बंध, 
इख्राएलवंशाला नियम लावून दिला; 
त्यानें आमच्या वडिलांस आज्ञा केली कीं त्यांनी ते 
आपल्या वंशजांस दिकवावे, 
६ आणि पुढल्या पिढीने, म्हणजे पुढे जन्मास 
येणाऱ्या संततीनें ह्या गोष्टी जाणाव्या; 
त्यांनी त्या आपल्या सुलांस कथन करण्यास 
उद्युक्त व्हर्वे. 
७ त्यांनीं देवावर भाव ठेवावा, 





देवाची कृत्यें विसरू नयेत व त्याचे लोट चालले; 
तर त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या; तो भाकरीहि देण्यास समर्थ आहे काय़ £ 
< क्षाणि त्यांनीं आपल्या पूर्वजांसारखे हट्टी तो आपल्या लोकांस मांस पुरवील काय. £ 
बंडखोर स्वभावाचे. न २१ हें ऐकून परमेश्वर कोपला न्या 
्नार्पिळे.. अंत:करण नीट न राखणारे व देवाशी आणि याकोबवंशावर त्याचा अभि पेटळा 
एकंनिष्ठपणें न वागणारे असे होळे नये. , ॥ “:इसाएलवंझावर त्याचा कोथ भडकला; 
९ एफ़ाह्माच्या वशजांनीं सशक्ल व. घनुधीरी असूनहि | २२ कारण त्यांनीं देवावर विश्वास, ठेविला नाही, - 
लढाईच्या वेळीं पाठ फिरविली: __ आणि त्याने सिद्ध केळेल्या तारणावर भरंवसा ठेविला 
३० त्यांनीं देवाचा करार पाळिला नाहीं; ग नाहो... :: .. । 
त्याच्या नियमशात्राप्रमाणें चालावयास २२ -तरी त्यानें वरती आभाळांस आज्ञा केली, 
ते-कबूल-नव्हते; .. :_ व आकारद्वारे उघडली... .. . 
११ आणि त्यानें. केलेल्या .. गोष्टी व त्यानें त्यांस दाख- | २४ खाण्याकरितां. त्यानें त्यांजवर मान्न्याचा वर्षाव केला 
विलेलीं अद्भुत कृत्यें. ते विसरले, ...< < आणि त्यांस स्वर्गीचें धान्य दिलें. > ८ 
१२ मिसर देशांत सोअनाच्या: पटांगणावर २५ दिव्यदूतांची भाकर मानवांनी. खाद्ली; 
त्यांच्या वडिलांसमक्ष त्यानें अद्भुत कृत्ये. केलीं पुरून उरे इतकें अन्न त्यानेंःत्यांस दिलें. 
१३ त्याने समुद्र दुभागून त्यांतून त्यांस पार नेलें २६ त्यानें पूर्वेचा वारा आकाशांत. वाहविला 
त्याने पाणी राशीसारखें उभे केळे. आणि आपल्या सामर्थ्याने दक्षिणेचा वारा 


१४ दिवसां मेघ व रात्रभर अभिप्रकादा . 
यांच्या योगें तो त्यांस नेत असे. >. . .. 
१५ त्याने रानांत-खडक फोडून .. . 
खोल जलारायांप्रमाणें भरपूर पाणी. त्यांस 
प्यावयास दिलें. 
१६ त्यानें खडकांतून पाण्याचे प्रबाहहि काढिले. 
नद्यांप्रमाणें पाणी वाहविलें. 
१७ तथापि ते . त्याच्याविरदद अधिक्राधिक पातक 
करूं लागले. 
परात्पराविरद्ध रुक्ष अरण्यांत त्यांनीं बेड. क्रेलें. 
८ त्हांनीं आपली वासना तृप्त करण्यासाठीं 
अन्न भागून 
आपल्या मनांत देवाची परीक्षा पाहिली. 
१९ ते देवाविरुद्ध बोलले, वी 
ते म्हणाळे, रानांत भोजनाची सिद्धता करण्यास 
इश्वर समर्थ आहे काय १ कां 
२० पाहा, त्यानें खडकावर. टोला मारिळ्यः तें. पाणी 
भळभळां वाहूं लागलें र 


त्यानें आणिला. ा . 
२७ त्याने. त्यांजवर थुळीसारखा मांसाचा . व्षीव केला, 
समुद्रांच्या वाळ्सारखी पक्ष्यांची वृष्टि केली; 
२८ त्यार्ने त्यांच्या छावणीमध्ये 
त्यांच्या वस्तीच्या ठिकाणाभोवतीं तें पाडिलें. 
२९ तें खाऊन ते अतितृप्त झाले. . . 
अशा रीतीनें त्यांची वासना. त्याने पुरबिली.. 


.३३ त्यांची: वासना सुटली. नव्हती; : 


त्यांच्या तोंडी अन्नाचा घास. होता, 


1 ३१ इतक्यांत त्यांजवर, दिकातरा कोप भडकत; --: 


आणि त्वाने.त्यांच्यांतल्या 'धश्पुर्शास 
__ मारूनः्याकिळें : 
३२ हें सवेळञाठें तरी ते पाप करीतच राहिले,:. : 
व त्याच्य़ा अद्भुत कृत्यांबर:त्यांनीं-विश्वास: : : 
ठेविला नाहीं. "क: 
३३ यामुळें त्याचे त्यांचे-दिवस 
व त्यांची वर्षे एकाएकी संपविली, 


६३१ 








ती तो त्यांचा बघ करूं लागला 
तेव्हां ते ह्याचा शोध करूं खवले 
ते परमेश्वरांकर्डे वळून अनंन्यभांचें 
त्याला शरणगेळे. 
३५ देव आमचां दुर्गे आहे, 
परात्पर परमेंःधर आम्हांस भुक्त करणारा आहे. 
ही आठेवण त्यांस झाली. 
३६त्यांनीं आपल्या मुखाने त्याजंशी' कपट -केलें. 
आपल्या. जिव्हेनें त्याजशीं लबाडी केली 
३७ कारण त्यांचें. मन त्याच्या ठॉयी स्थिर नव्ह्ते. 
__ शिवाय त्याचा करार त्यांनी इमानानें 
पाळिला नाही: ज्य 
३८ पणे तो कनवाळू असंत्यामुळे त्यांच्या अपराधाची : 
क्षमा कीत असतो, 
तो नाश करीत नांही 

तो आपलां कोप वारंवार आंवरितो, 
आपला सगळा संताप भडकू देत नाहीं 
३९ ते केवळ देहमय आहेत, वाऱ्याची झुळूक निघून 
। जाते आणि परत येत नाहीं तसे ते आहेत, . 
याची त्यानें आठवण केली. 

कितीदा त्यांनीं रानांत त्याजविरुद्ध बंडाळी केली. 
कितीदा त्यांनीं अरण्यांत त्याला दुःख दिलें. 
४१ पुन: पुनः त्यांनीं इश्वरांची परीक्षा पाहिली, 
व इत्ाएलाच्या पवित्रिश्रमूस दुखेविठे. ी 
" इरे त्याच्या प्रतापी हस्ताचें त्यांस स्मरण झालें नाही; 
त्याने त्यांस शत्रूंपासून सोडविले व 
४रे त्याने मिसर देशांत आपलीं चिन्ह; 
सोअनाच्या पटांगणावर ऑपॅली अंद्गृंत कृत्यें दाख- 
विलीं, तो दिवस त्यांनीं आठविला नाहीं. 
४४ त्यानें “त्यांच्या नील. नदींतील पाण्याचे रक्त केलें, 
म्हणून त्यांच्यांने तिचें वाहते. पाणी पिवनेश्ञा. 
४५ त्यानें त्यांच्यामध्ये माझा पाठविल्या 
त्या त्यांस डसल्या. 

आणि बेडूक पाठविले त्यांनीं त्यांचें सर्वे कांहीं 
१ अथबा £ आळा घातला र 





नासून टाकिळें. 


४६ त्यानें त्यांच्या शेतातल्या उत्पन्नावर स्रवंट 


व त्यांच्या श्रमफलांवर टोळ पडूं दिले 
४७ त्याने गारांनीं त्यांच्या द्राक्षवेलांचा 
: च बफोर्ने त्यांच्या उंबराच्या झाडांचा नाश केला. 
४८ त्यानें त्यची गुरेंढोरें गारांच्या, 
व जनोवरें विजांच्या हवाली. केलीं. 


॥ ४९ त्यानें त्यांजवर आंपंला कोपामरि, कोध 


रोष व संकट 
ह्या अनिष्टकारक दूतांची स्वारी सोडिली. 
५० त्यानें आपल्या कोपासाठीं मागे सिद्ध केला. 
*- त्यने त्यांचा जीव मृत्यूपासून रक्षिला नाही; 
तर त्यांचा प्राण मॅरीच्या- हवाली केला. 
५१ त्यानें मिसर देशांतले सर्व प्रथम जन्मलेले, 
हाभाच्या* डेर्‍्यांतळे . त्यांच्या पौरुषाचे प्रथमफल 
ह्यांस मारिटें; र 
५२ पण त्यानें आपल्या लोकांस मेंढरांसारखे बाहेर 
आणून 
त्यांस कळपाप्रमार्णे रानांतून नेलें. 
५३ त्यानें त्यांस सुखरूप नेलें, ते भ्याले नाहींत 
त्यांच्या शत्रूंला तर समुद्राने बुडवूंन टाकिले, 
५४ त्यानें त्यांस आपल्या पवित्र प्रदेश्वाकडे 
आपल्या उजव्या हाताने मिळविलेल्या 
क डोंगराकडे आणिलें. 
५५ त्यानें त्यांजकडून राष्ट्रे हाकून लाविली, 
त्यांच्या राहण्याच्या जागा सूत्राने मापून 
त्यांस वतन म्हणून वांटून दिल्या, 
आणि त्यांच्या तंबूंत इत्लाएलाचे वंश वसविले. 
५६ तरी त्यांनीं परात्पर देवाची परीक्षा पाहिली व 
त्याजविरुद्ध बंड केलें, 
व त्याचे निबंध. पाळिळे नाहींत, 


५७ तर आपल्या पूवैजांप्रमार्णे त्याजकडे - पाठ करून 


ते फितूर झाले. 
वक्र धनुंष्यासारखे ते वळले. 
६८ त्यांनीं आपल्या उच्चस्थानांमुळें त्याला रांग आणिला 


६३२ 





स्थोगहोहिता स्तो> ७८५५८-७९:१० 
आपल्या कोरींब शूर्तीमुळें त्यार: रेष्या आणिली. आपल्या हातांच्या चातुर्यार्नि त्यांस  सह;. दाखविला 
५९ हें ऐकून देव कोपला ; ७९ मासाफोरचें | 
आणि इद्लाएलास* अगदी कंटाळला; ७९ र त 
६० त्यानें शिलो येथील निवासमंड्प*-- .. . : 4 है देवा, तुझ्या बतनांत फारराष्ट्रॅ-करिरक्-आहेत;:. 
म्हणजे मानवामध्ये उभारिळेला डेरा .सोहून दिला; | त्यांनीं तुझें पवित्र मंदिर भ्रष्ट: केलें भाहे; 
.६१ त्यानें आपल्या बलाचा पाडावः होऊं दिला, त्यांनीं यरुशळेमाचे ढिगारे केळे आहेत. . 
व आपलें वैभव शत्रूच्या हाती.पह' दिलें. २ त्यांनीं आकाझ्यांतल्या पांखरांस 
६२ त्यानें आपलें लोक तरवारीच्या हवाली केळे तुह्या सेवकांची प्रेते 
आपल्या वतनावर तो रष्ट झाला. ब॒श्रव्वीव्रील पश्चंस तुझ्या. भक्तांचे. सांस . खान- 
६२ अभीने त्यांचे कुमार खाऊन टाकिले; यास दिलें आहे. 


त्यांच्या कुमारींस लमगीतें लाभली नाहींत. 
६४ त्यांचे याजक तरदारीनें पडले; 
ब त्यांच्या विधवा रडल्या नाहींत. 
६५ तेव्हां प्रभु झोपेतून जागा . झालेल्या मनुष्या- 
सारखा उठला. 
द्राक्षारस पिऊन आरोळी मारणाऱ्या 
- सारखा उठला. 
६६ त्यानें आपल्या शत्रूंस मारून मागे इटविलें 
त्यांची कायमची अप्रतिष्ठा केली 
६७ त्यानें योसेफाचा डेरा वार्जला, 
- _. एफ़ाइमाचा वं पसंत केला नाहीं; 
६८ तर यहूदाचा वंश त्याने पर्संत. केला 
आपणाला प्रिय जो सीयोन डोंगर तो त्यानें 
फ्संत केला. 
६९ आकाशासारखें उंच व आपण चिरकाल 
स्थापिलेल्या पृथ्वीसारखे 
त्याने आपलें पवित्रस्थान बांधिले. 
७० त्यानें आपला सेवक दावीद यास निवडिलें; 
त्यास त्यानें मेंढरांच्या कोंडवाच्यांतन घेतले; 
७१ आपली प्रजा म्हणजे याकोबाची संतति, आपलें 
वतन इस्माएल लोक, यांचें पालन करण्यास, 
दुभत्या मेंढ्यांमागें तो होता तेथून त्यानें 
-* _ त्यास आणिलें 
७२ आणि त्यानें आपल्या मनाच्या सरळतेने 
त्यांचें पालन केलें न 


बीरा- 


क च 





त्यांस पुरावयास कोणी राहिलें नाहीं 
४ आम्ही आमच्या जेजाऱ्यांस निंदास्पद 
आणि आमच्या सभोवतालच्या लोकांस तुच्छ 
व॒ हास्यात्पद झालों आहों. 
५ हे परमेश्वरा, हें कोठवर चालणार १ 
तूं सवैकाळ कोपा यमान. राहणार काय £ 
तुझा रोष अम्नीसारखा भडकत राहणार काय 


| ६जी राष्ट्रे तुळा जाणत नाहींत, 


राज्ये तुझें नाम घेऊन धांवा करीत नाहींत. 
त्यांवर तूं आपला क्रोधाचा मारा कर. 
७ कारण त्यांनीं याकोबाला. गिळून टाकिले आहे, : 
व॒ त्यांची वस्ती ओसाड केंली आहे. 
< आमच्या पूर्वजांची दष्कमें आठवून आमची हानि 
करूं नको; 
तुझी करुणा आम्हांवर सत्वर होवो. 
कारण आम्ही फार दुदैशेंत पडलो आहो. 
९ हे आमच्या उद्धारक देवा, 
तूं आपल्या नामाच्या महिम्याकरितां आमचें 
साहाय्य कर; 
आपल्या नामाकरितां आम्हांस सोडीव व आमची 
पातके पुसून टाक. 


१० यांचा देव कोठें. आहे असें राष्ट्रांनीं कां म्हणावें १ 


तुह्या सेवकांचा रक्तपात झाला त्याबद्दलचा सूड 


६३३. 


लोरे) नेटेनी ९ _ 





'>उंगर्बिंब्वोत आला आहे. 
हँ आमच्यादेख्व रास कढ दे. 
११ बंदिवानाचें कष्हणें तुझ्या कानीं येवो. 
ज्यांची: कर्वे” करण्यार्जे : ठरे आहे. त्यांस तूं. 
आपल्था' बाहुंबंलांसे वांचीव. न न 


म्हणजे आम्ही तरू. भे 


|. ८ मिसर देशांतून तं. दाक्षवेल- काहून भाणिला, 


आणि राष्ट्रंस घालवून देऊन. तो रेथे नाविला. . 
९.तूं त्याकरिलां जागा तयार केली. 


१२ हे प्रंभू, आमच्या शेजारच्या राष्ट्रांनी केळेली आणि त्यार्ने मूळ धकून देश व्यापिछा,... 


८७ [ मुख्य गवयासोठीं; झोशश्रीम एदूय (निथिमूकमले) 
या. चालीवर गावयाचें आसाफार्चे स्तोत्र ) 
१ हे इल्लाएलाच्या मेंढपाळा, 
जो तूं योसेफाला कळपाप्रमाणें चालवितीस 
तोतूंकानदे । .. 
जो तूं कशूबारूढ आहेस तो. तू: आपेलें तेज 
प्रगट क. . ी 
२ एफ़ाईम, बन्यामीन व॒मनश्‍्शे यांसमक्षं तू आपला 
पराक्रम दाखीव, 
आणि आम्हांस तारावयांस ये. 
२ हे देंबो, तूं आम्हांस परंत आण; 
आपला सुखप्रकाह आह्हांवर पांड : : ... 
म्हणजे आम्ही तरू. 
४ हे परमेश्वरा, सेनाधीदा देवा, 
तुझे लोक प्रार्थना करीत असतां तूं कोठवर 
कोपायमोन राहणार १ 
५ तूं त्यांस अश्ररूप अन्न खावयास दिलें आहे, 
आणि त्यांस मापें भरून आसवें प्यावयास 
- दिलीं आहेत. 
*६ 'तूं आम्हांस आमच्या शेजाऱ्यांच्या कलंहास 
कारण करितोस; - 
* - आणि आमचे वैरी आमचा यथेच्छ उपहास करितात. 
*७ हें सेनाधीह देवा, तूं आम्हांस परंत आण; - 


: १० त्याच्या छोयेनें:पर्वंत, 


आणि यच्या फांदयांनीं परमेश्वराचे गंथसरू 
आच्छादित झाले 


. ११ त्यानें आपल्या फांद्या समुद्रापर्यंत 


आणि आपले :फाटे फरात नदीपर्यंत लांबविले 


* ६२ त्याचीं कुंपणे तूं कां मोडिलीं 


ह्यामुळें वाटेने येणारेजाणारे सगळे . 
* . त्याची द्राक्षे तोडितात. 
१३ रानडुकर त्याची नासधूस करितात, 
चनपश त्याच्यावर आपला निर्वाह करितात. 
१४ हे. सेनाघीश देवा, तूं माघारा फीर अक्षी आम्ही 
विनंति करितो; . . 
स्वर्गातून दृष्टि लावून पोहा व ह्या. दराक्षवेळाचें 
संगोपन कर; . 
१५ जो रोपा तू. आपल्या 
_ उजव्या हातानें लाविला 
जी झाखा तूं. स्वतांसाठी मजबूत केली... तिचें 
संगोपन कर 


-। १६ ती अभीने जाळिली आहे, ती तोडून टाकिठी आहे; 


तुझ्या मुखाच्या धमकीरने तुझे लोक नष्ट होतात. 
१७ तुझ्या उजव्या हाताकडे असलेल्या पुरुषावर, 
तू आपल्यासाठी बलवान्‌ केलेल्या मानवपुत्रावर 
तुझा हात राहो; 
१८ म्हणजें आम्ही तुजपासून वळणार नाहीं 
आमच्या जिवांत जीव आण म्हणजे आम्ही तुझ्या 
नामाचा धावा करूं. 


-१९ हे परमेश्वरा, सेनाधीश देवा, तूं आम्हांस परत आण; 


तूं आपला मुखप्रकाश आम्हांवर पाड 
म्हणजे आम्ही तरू. 


६्श्‍्ड 


स्तोत्रशंहित न स्तो». ८१५१-८६४१ 





१३ माझे लोक माझे ऐकतील, 
१ [ मुख्य गवयासाठी; गित्ती चालीवर गाबयाचें ।  इलाएल माझ्या मायांनीं चाळेड, 
आसाएफाचे स्तोत्र ] तर बरें होईल ! णी, त 
१ देव जों आमचें सामर्थ्य, त्याचें मोठ्याने गुणगान । १४ मी तेव्हांच त्यांच्या वैऱ्यांचा मोड-कंरीन. 
करा; याकोबाच्या देवाचा जयजयकार करा. त्यांच्या शत्रंवर मी आंपला हात 'यालवीन 
२ सुरावर गीत म्हणा, आणि डॅफं इकडे घेऊन या; । १५ परमेश्वराचे द्रेटे त्याला वश होतील र 
__ मंजुळ वीणा व सतार वाजवा. पण इस्राएलाचा कालं अखंड राहील: 
३ शुक्ल प्रतिपदेस, पौर्णिमिस,  * १६ मी त्याला गव्हार्चे सत्व खाऊ घोलीन . 
आमच्या सणाच्या दिवशीं करणा वाजवा. आणि पहाडांतल्या मधाने मी तुला तूप्त करीन. 
४ कारण हा इस्वाएलासाठीं नियम आहे, हा भे क १ न 
द कात तता देवांचा ७ आहे. ४४ . [ आसाफाचें स्तोत्र ] 
तेव्हां त्यानें योसेफांत हाच निर्वेधे १ देव आपल्या मंडळींत उभा आहे; 
साक्षीसाठी नेमिला; तो सत्ताधीशांमध्यें न्याय कशन म्हणतो; 
ज्याला मी ओळखलें नव्ह्ते त्याचें भाषण मीं । २ तुम्ही कोठवर विपरीत न्याय कराल, 
ऐकले; तें असें कीं डे कोठवर दुरजनांची तरफदारी कराळे १ [ सेल ] 
६ मीं त्याच्या खांद्यावरला भार काढिला आहे; ३ गरीब व अनाथ यांचा न्याय करा; | | 
त्याच्या हातांतली पाटी काहून घेतली आहे. दीन व कंगाल यांची दाद घ्या. 
$ तूं संकटांत असतां आरोळी केली ४ दुबळे व गरजवंत यांस मुक्त करा; 
तेव्हां मीं तुला सोडविले, .. दुर्जनांच्या हातांतून त्यांस सोडवा, 


मीं तुला मेघगजेनेच्या गुप्त स्थलांतून उत्तर दिलें; | ५ त्यांना माहिती नाहीं व कळतहि नाहीं; 
मरीबाच्या जलांजवळ मीं तुला पारखिलें. [ सेला ] ते अंधारांत इकडेतिकडे फिरतात; 


८ अहो माझ्या लोकांनो, ऐका, मी तुम्हांस पृथ्वीचे सवे आधारस्तंभ ढळले आहेत. 
बोध करितों ६ मी म्हणालो, तुम्ही देव आहां, 
हे इत्लाएला, तूं माझें ऐकशील तर बरें होईल ! तुम्ही सर्व परात्पराचे पुत्र आहां. 
९ तुला अन्य देव नसावा, ७ तरी मत्ये मानवांप्रमाणें तुम्ही मराल, 
तूं परक्या देवाच्या पायां पडटं नये... एकाद्या सरदाराप्रमार्णे तुम्ही पडाल. 
१० भीच तुझा देव परमेश्वर आहे, डा ८ हे देवा, ऊठ, प्रथ्वीचा न्याय कर; 
मींचं तुला मिसर देशांतून ब्राहेर काढिले, कारण तूं सवे राष्ट्रांचा मालक आहेस 


तूं आपलें तोंड चांगलें उघड म्हणजे मी तें भरीन, ी 
११ परंतु माझ्या लोकांनीं माझी वाणी ऐकली नाहीं. रीत; संगीत स्तोत्र 1 
इस्लाएलानें माझें ऐकळें नाहीं टके. [नवासाचे गौ तगत त्ोब ] 
१२ ह्यामुळें मी त्यांस त्यांच्या हृदयाच्या निष्ठुरतेप्रमाणे | १ हे देवा, तू स्तब्ध राहूं नको. 


वागू दिलें हे देवा, मौन धरूं.नको, स्वस्थ राई नशे. 
ते आपल्याच संकल्पांप्रमाणे चालले... : मुळांत दबामणे | 


६२३५ 


लो ८३२७८ 





> कारण पाहा, तुझे शत्रु दंगरु करीत आहेत; 
तुक्या देष्ट्यांनीं डोके वर काढिले आहे. र 
१ ते तुझ्या लोकांविरुद्ध कपटाची योजना . करितात. 


ते तुझयाविरुदध कट करितात; 
६ तंबूत राहणारे अदोमी व इऱ्माएली 
मवाब द हगारी, 
७ गबाल अम्मोन'च अमहेेक,::::: . .।: 
पलेदोथ कःसोरकर. हे. ते-आहित; : 
८ असारहि त्यांस सामील-झ्ञाला आहे; 
त्यांनीं लोटाच्या-वेशजांस-हात दिला हे. [. सेला ] 
५ मिद्यानाला, आणि सीसरा व थाबीन यांला. 
कीशोन नदीजवळ र आयु 6 द शा 
तूं जसें केलें, त्ते त्यांना क; . -. - :.:. . 
१० ते एन-दोर येर्थे नाश पावळे; १. 
ते झेताला खत झाळे.. . 
११ ओरेब व जेब यांच्यासारखे त्यांच्या 
अमिरांला कर * 
जेबह व सलमुन्ना यांसारख त्यांच्या संव 
सरदारांस कर. न 
१२ ते म्हणतात, देवाची निवासस्थाने 
आपल्या ताब्यांत :घेऊं या. व्यव 
१३ हे माझ्या देवा, वावटळीःच्या 'घुरळ्यासारखें 
वाऱ्याने उडविलेल्या भुसासारखें त्यांस कर. 
१४ अभि कनाला भस्म करितो, 
ज्वाला डोंगराला आग लावते, . . 
१५ त्याप्रमाणे तू आपल्या वादळाने त्यांचा 
पाठलाग कर  ::..: | 
व आपल्या तुफल्लार्ने त्यांस घाबरवून: सोड. 





१७ ते.सदासवेकाळ फजीत व भयभीत होवोत. 
ते लज्बित होवोत, ते नष्ट होवोत; 

१८--म्हणजे तूं, केवळ-तूंच, पैरमेश्वर. या. नामानें 
सर्व एथ्वीवर परात्पर आहेस. - 


. असें त्यांना कळून येईल. 
[ सुख्य गवयासाठीं; गित्ता चालीवर गावयार्चे 
८४ कोरइपुत्रांचें स्तोत्र. ] 
१ हव सेनाधीद परमेश्वरा... ... . 
तुझी निवासस्थाने किती रम्य..आहेत ! र 
२ माझ्या जिवाला परमेश्वराच्या..- अंगणांची .उत्कंठा 
लागली असून तो झुरत, आहे; 
माशा जीव व देह अमर देवाला हृषार्ने. आरोळी 
मारीत आहेत. व 
३ हे सेनाधीश्य परमेश्वरा, माझ्या ,राजा; : 
माझ्या देवा, .. न टी. 
तुझ्या 'वेद्यांजवळ आपल्या पिलांसाठों घरटे : : 
करावयास चिमणीस;.: ... . 
आणि कोटें बांधावयास निळवीस. स्थळ 
--“: -मिळालें आहे. . 
४. तुझ्या मंदिरांत राहणाऱ्यांची क्रेवढी धन्यता ! 
ते निरंतर तुझी स्तुति करीत राहतील. [. संला ] 
५ ज्या मनुष्याला तुजपासून सामध्ये आर्त होतें, 
ज्याच्या .मनाला सीयोनाच्या मार्गांचा ध्यास 
लागला आहे तो केवढा धन्य ! 
६ झोकजनक खोचऱ्यांतून .जात्तांना. तें त्यांस . झऱ्यांचे 
स्थानच वाटतें 
आगोटीचा 'पाळसह्ि त्याची आंबादानी करितो. 
9») ते भविक्राधिक शक्ति पावल जातात. 
": सीयोनांत प्रत्येकाला :देवारचे: दर्शन लाभते. 
८ हे परमेश्वरा, सेनाधीद देवा; 
मझी आ्रार्थना ऐक; - . 
१ मुळांत: याव्हे ( निर्गम ६:३ ) 
- '२ मुळांत: बाका 


१्२्ई 


रज हे याकोबाच्या देवा, कान दे. -... [सेल ] 
९ देवा, तूं आमची ढाळ आहेस, अवलोकन कर, 
तूं आपल्या अभिषिक्ताच्या मुखाकडे दृष्टि लाव. 
० खरोखर तुझ्या अंगणांतील एक दिवस 
- हॉ.सहत्न दिवसांपेक्षा उत्तम आहे; 
दुशडच्या तंबूंत राहण्यापेक्षां 
माझ्या देवाच्या मंदिराचा द्वारपाळ होणें . मळा 
इष्ट वाटतें 
११ कारण परमेश्वर देव सूर्य व ढाल आहे, . 
परमेश्वर अनुग्रह व गौरव देतो; 
जे सात्विकपर्णे दालतात त्यांस 
उत्तम तें दिल्यावांचून तो.;राइणारु. नाहीं. 
3२-हें सेनाधीश परमेश्वरा,  .... - 
जो मनुष्य तुजवर भाव:ठेव्तिो .. 





टु [उच गववासाठी; कॉरडंपु्वाचे तोत्र ] | 


१ हे परमेश्वरा, तूं आपल्या देशावर प्रसन्न 
झाला आहेस र 
तूं याकोबाला. बंदिवासांतून परत: आणिळें-आहे. 
२ तूं आपल्या लोकांच्या अधरमांची. क्षमा. केली आहे, 
त्यांच्या सवे पापांवर - :..... -: ८: :, 
पांघरूण घातलें आहे. . ी 
३ तूं आपला सर्वे क्रोध आवरिला आहे; -: . 
तूं आपल्या कोपाची तीब्रता . सोडून -दिली आहे. 
४ हे आमच्या उद्धारक. देवा, . आम्हांस परत ,झाण. 
आणि आम्हांवरील आपला रोष नाहींसा कू. :- 


५ तूं आम्हावर सवेकाळ कोपलेलाः सहषारः काऊ £ 


पिढ्यानपिढ्या तूं आपला क्रोध चाळ : 5 
ठेवणार काय १ 
६ तुझ्या लोकांनीं तुझ्या. ठायीं हषे पावावाः 
म्हणून तू आमचें पुनरुज्यीवन करणार 
ी नाहींसक्राय £? .. 
७ हे परमेश्वरा, तुझ्या दयेचा आम्हांस. अनुभव येऊं दे: 





- [झे]. 


स्तो» ८४:८-८६:६ 
व तूं सिद्ध केलेलें तारण. झाम्हांस दे. 
८ परमेश्वर देव काय बोलेल तें मी ऐकून घेईन; 
कारण तो आपल्या लोकांशीं व आपल्या -भत्तांशीं 
क्षेमकुशलाचें भाषण करील - 
मात्र त्यांनीं मूखपणाकडे पुन: वळूं नये. - 
२ त्याचें भय धरणाऱयांना त्यानें सिद्ध केळेळें तारण 
खरोखर समीप असतें; . . 
- यासाठीं कीं आमच्या देशांत वैभव नांदावें 
१० दया व सत्य हीं एकत्र झालीं आहेत; . .. 
न्याय्यत्व व शांति यांनीं एकमेकांचे . , 
चुंबन घेतळें आहे. , 
११ परथ्वींतून सत्य आहेर पडत आहे; ._.. . 
स्व्मातून न्याय्यत्व अवलोकन करीत आहे. 


| १२ जें उत्तम तें परमेश्वर देईल. 


आणि आमची. भूमि आपलें फळ देईल. . 


.१२३ त्याच्यापुढे नीतिमत्ता. चालेळ 


व त्याचीं. पवळे इतरांना मागदशक होतील. 


८६ [ दाविदाची' प्राथना | 


१ हे परमेश्वरा, कान लाव, मळा उत्तर दे. 
मी दीन व दरिदी आहें. 
२ माझ्या: जिवाचे रक्षण कर,. कारण मी तुझा भक्त 
आहें 
हे माझ्या देवा, . तुजवर ..भाव ठेवणाऱ्या सेवकाचे 
तारणकर. . .. - 
३ है प्रभू, मजबरर छुपा क... :..:... 
ऊकारवय्री दिवार तुझा. गा; करितो, 
उशके अभू , र्‍भापल्या. से्कांयाःज्रीव हर्वित :कर; 
,_ मी आपलें वित्त तुजकडे लावितो; 
_ ५ हे. प्रभू, तूं त्पत्तक “तः -कझमाशीळ : आहेस 
आणि तुझा' घावा करणाऱ्या सर्वावर विपुल दया 
करणारा आहेस. 
६ हे परमेश्वरा, माझ्या प्रॉर्थनेकंडे कान दे. 
माझ्या काकळुतीच्या वाणीकडे लक्ष दे. 


६३9७ 


स्तो० टदः७-टट:६ 
७ मी आपल्या संकटसमयी तुझा घावा करीन; | 
कारण तूं मठा उत्तर देशील न 
2 हे प्रभू, देवांमध्ये तुजस॑मान कोणी नाहीं, 
आणि तुझ्या कृत्यांसॉरखीं कोणतीहि. कृत्यें नाहींत. 
९ हे प्रमू, तं. उत्पन्न केलेलीं संवे राष्ट्रें येऊन तुझ्या 
*_ पाया पडतील, 
तुझ्य़ा नामाचा महिमा गातीळ | 
१० कारण तू थोर व॑ अद्भुत कृत्यें करणारा आहेस 
तूंच केवळ देव आहेस. 
११ हे परमेश्वरा, तुझा मार्ग मळा दाखीव; 
मी तुझ्या सत्यमार्गानें चाळेन; 
तुह्या नामाचे भंग घरण्यास माझें चित्त एकाप्र कर. 
१२ हे प्रभू, माझ्या देवा, मी आपल्या जिवेंभावें 
तुझें गुणगान गाईन, न 
तुक्या नामाचा महिमा सदोदित वर्णीन 
१३ कारण मजवर तुझी दया फारं आहे; 
अघोलोंकाच्या तळापासून त. माझा जीव 
उद्धरिला आहे. 
१४ हे. देवा, उन्मत्त छोक मजवर उठळे आहेत. ० 
बलात्कारी लोकांचा समुदाय माझा ओद घ्याव 
यास पाहत आहे. 
ते तुळा जुमानीत नाहींत. 
१५ तरी हे प्रभू, त॑.सदयं घ छृपाळू देव आहेस. 
मंदक्रोष, दयामय व सत्यरसंपन्न आहेस. 
१६९ तू मजकडे वळून मजवर कृपा कर 
आपल्या दासाला आपलें सामथ्यं दे. 
आपल्या दासीच्या पुत्राचे तारण कर. 
१७ हे परमेश्वरा, तं. मजवर प्रसन्न झाल्याचें कांही 
चिन्ह दाखीव, यासाठी की तै. माझें. साहाब्य व 


ता - 
पाहून माझ्या देशयांनी. लखित व्हावे. 
ट७. [अरब तगत लोत ] 


१ पैरमेचराचें अधिष्ठान पवित्र फरथवतांगर आहे. 
६३८ 


ट्ट 





२ याकोबाच्या सवे वसतिस्थानांहून, 
सीयोनाचीं द्वारें त्याला अधिक प्रिय आहेत. 
३ हे देवाच्या नगरा, 
तुझ्या वैभवाच्या कथा सांगतात; [सेब् ] 
४ राहाब व बांबेळ मला ओळखितात असें मी 
बिदित करीन; ी 
पाहा, पलेशषेथ, सोर व कूश, 
यांचाहि जन्म तेथलाच असें म्हणतील. 
५ सीयोनाविषयीं म्हणतील कीं प्रत्येक मनुष्य. त्यांतच 
जन्मला होता. 
आणि परात्पर त्याला इंढ करील. 
६ लोकांची नांवनिज्ली.करितांना 
असुक तेथे जन्मला, असें परमेश्वर लिह्दील. [ सेळा ] 
७ गायन व नृत्य करणारे म्हणतील : 
माझे सर्वे उगम तुझ्याच ठायी आहेत. 


[ कोरइपृत्रांचें संगीत स्तोत्र, भुख्य ग्या" 
साटी; भहरूभ या चालीवर गायाचें, एजादीय 
हेमान याचे मासकील ('्यानपर स्तोत्र ] | 
१ हे परमेश्वरा, माझ्या उद्धारक देवा, 
मो रात्रंदिवस तुजपुढें आरोळी करितों 

२ माझी प्रार्थना तुजपुढें सादर होवो: 
माझ्या विनवणीकडे तुझा कान असू दे. 

३ कारण माझा जीव क्लेशांनीं 
माझा प्राण 

पोहचला भाहे. 

४ गर्तेत पडणार्‍्यांत माशी गणना शाती आहे; 
मी निराधार पुरुषासारखा झालों आहें; 
५ मला प्रेतांमध्ये ठाकिळें आहे; 


जाऊन 


_ बध होऊन जे कबरेंत पडले आहेत, 


ज्यांची आठवण तूं कषीं करीत नाहींस, 
ज्यांना तुह्या हाताचा आधार तुटला आहे, 
त्यांसारखा मी झालें आहे. 

६ गर्तेच्या अगदी तळाशी, अंधकारमय त्वली, 
खोर डोहांत त. मला टाकिले आहे. - 








-_ तुझ्या संतापाचा. भार मजवर पडला आहे, 
तूं आपल्या सर्वे लाटांनी 
मत्त पीडिटें आहे... [ सेल ] 
-< तूं माझ्या परिचितांना मजपासून दूर केलें आहे; 


त्यांला. माझा. वीट येईल असें तूं मला. केलें आहे; । 


मी कोंडलेला आहें, माझ्याने बाहेर निघवत नाहीं 
९ कष्टामुळें माझे डोळे क्षीण झाले आहेत 
हे परमेश्वरा, भी दररोज तुझा धावा करितों 
तुजपुढें मी आपले हात पसरितो. 
१० म्रृतांकरितां तूं.अद्भुत कृत्यें. करशील काय ? 
प्रेते उठून तुझी स्तुति करितील काय£ 
११ तुझ्य़ा कुपेचें वर्णन दावगर्तेत होईल काय १ 
विनाशस्थानीं तुझ्या सत्यतेचें वर्णन होईल काय ६ 
१२ अंधकारांत तुझी अद्भुत छृत्यें प्रकट होतील काय £ 
विस्मरणलोकीं तुझें न्याय्यत्व प्रकट होहेल काय? 
१३ मी तर, हे परमेश्वरा, तुझा धावा करितों; 
प्रात:काळी माझी प्रार्थना तुजपुढें सादर. होते. 
- १४ हे परमेश्वरा, तूं माझ्या जिवाचा त्याग " 
कां करितोस १ 
तूं आपळें सुख मजपासून कां लपबितोस ? 
१५ मी तारुण्यापासून पीडा पावून मरणोन्सुख 
झालों आहें; 
तुझ्या भीतीने मी व्याकुळ झालो आहें. 
१६ तुझा क्रोध मजवर ओढवला आहे; 
तुझ्या धाकरानें मी केवळ नष्टप्राय झालों आहें 
१७ त्यांनीं जलाप्रमाणे मला दिवसभर घेरिलें आहे; 
त्यांमी मळा सवेस्वीं वेढून टाकिठें आहे, 
१८ तूं मजपासून प्रियजन व भित्र दूर केळे आहेत, 
माझ्या परिचयाचा कायतो अंधकारच आहे. 


[सेल ] 


८८९ [एज्रादीय एथान याचें मास्कील (घ्यानपर स्तेत्र )] 
१ परमेश्वराच्या दयेविषयीं मी नित्य गीत गाईन; 
मी आपल्या मुखाने पिढ्यानपिढ्यांला 
वुझ्ती सत्यता कळवीन. 


स्तो> ८८:७-८९:१४. 


णु कपजयागधणाूनचकोल 








_ १ कारण मी म्हणालो, तुझ्या दयेची उभास्गी .: सदो 


दित होत राहील 
स्वर्गात तुझी सत्यता तूंच स्थापिलो आहे. 


: ३ मो आपल्या निवडलेल्या पुरुषाशी करार केला आहे; 


मी आपला सेवक दावीद याजशीं. शपथ-केली आहे 
४ मी तुझ्या संततीची' परंपरा सवेकाळ चालवीन, . .. 
तुझें सिंह्मसन पिढ्यानपिढ्या स्थिर: स्थापीन: [सेल ] 
५ हे परमेश्वरा, तुझ्या अद्भुत. कृतींची स्तुति र 
आकाश करील; . 
तुझ्या सत्यतेची स्तुति पवित्रजनांच्या 
मंडळींत होईल. री 
६ कारण परमेश्वराशी तुलना करितां येईल असा 
आकाझांत कोण आहे £ 
दिव्यवूत्तांच्या मंडळांत परमेश्वराससान कोण आहे १ 
७ पवित्रजनांच्या सभेंत भीति बाळगण्यास योग्य 
असा एंक देव आहे, 
त्याच्या समोबतालच्या सर्वांपेक्षा तो भीतिप्रद आहे. 
८ हे सेनाधीह देवा, परमेश्वरा, 
तुझ्यासारखा समर्थ कोण आहे ? क 
हे परमेश्वरा, तुझी सत्यता तुजभोवतीं आहे. 
९ समुद्राचा खळबळाट तूं निवांत करितोस; 
तो उचेबळतो तेव्हां त्याच्या लाटा तूं शांत करितोस. 
१० तूं राहाबाला ठेचून ठार केलें आहे;. 
तूं आपल्या बाहुबलानें आपल्या शत्रूंची दाणादाण 
केली आहे. 
११ आकाद्य तुझें आहे, पृथ्वीदि तुझी आहे; 
जग व जगांतलें सवे कांहीं तूंच स्थापिळें आहे. 
१२ उत्तर व दक्षिण ह्या तूं उत्पन्न केल्या; 
ताबोर व हर्मॉन तुझ्या नामाचा 
जयजयकार करितात. 
१३ तुझा भुज पराक्रमी आहे; 
तुझा हात बळकट. आहे, 
ठुझा उजवा हात उभारळेला आहे. 
१४ नीति व न्याय हीं तुश्या सिंहासनाचा 
पाया आहेत; 


१३१९ 


स्तो० ट९:१४-४३ 


दया वे सत्य तुझे सेवक आहेत. , 
१५ ज्या लोकांस उत्साहशब्दाचा परिचय आहे ते धन्य ! 
हे परमेश्वरा, तें तुझ्या मुखप्रकाशांत चालतात. 
१६ ते तुझ्या नामामुळें नेहमीं उद्चास करितात; 
'तुझ्या न्यायंपरायणतेनें त्यांची उन्नति होते. 
१७ कारणं त्यांच्या बलाचें वैभव तू आहेस; 
"तुक्या प्रसादाने आमचें शिंग उंच होतें. 
१८ आमची ढाल परमेश्वराच्या मालकीची आहे; 
आमचा राजा इस्राएलाच्या पवित्र प्रभूचा आहे. 
१९ एके समयीं तूं आपल्या भक्तांशीं , 
दृष्धांताने बोललास (4 
तूं म्हणालास, मीं एका वीराकडे साहाव्य कर- 
ण्यावें सोपविले आहें 
लोकांतून निवडलेल्या . एकास . मीं श्रेष्ठ पदास 
. ५. 'ढविलें आहे. 
२० माझा सेवक दावीद मला. मिळाला आहे; : 
-! मी. आपल्या पवित्र तेलाने त्याला . अभिषेक 
केला आहे. व 
२१. त्याजबरोबर माझा हात सदा राहील. 
माझा भुंजहि त्याला बलवान्‌ करील 
२९ डात्रु त्याला छळणार नाही; 
दुष्ट जन त्याला पीडणार नाहीं. 
२३ मी त्याच्यादेखत त्याच्या रात्रूंस मारून 
चीत करीन, (ी 
त्याच्या द्वेषट्यांस मारून टाकीन. 
'२४ माझी सत्यता व माझी दया त्याजपारशी . राहतील; 
माझ्या नामाने त्याचें शिंग उंच होईल. 
२७५ मी त्याचा हातं समुद्रावर, 
आणि त्याचा उजवा हात नद्यांवर ठेवीन. 
'२६ तो माझा धावा करून म्हणेल, त माझा पिता, 
माझा देव, माझ्या तारणाचा दुग आहेस. 
२७मीतरत्यालाज्ये्ठ करीन. | 
शध्वीवरील राजांत त्याला सवेश्रेष्ठ करीन: 
२८ मी आपली दया त्याजवर सबेकाळ 
कायम राखीन, 





त्याजशीं केलेला माझा करार अढळ राहील. 
२९ त्याची संतति सर्वेकाळ राहील, 
व त्याचें सिंहासन स्वर्गाच्या दिवसांप्रमाणें अध 
राहील असें. करीन. 
३० जर त्याच्या वंशजांमीं भाझे नियमशात्र सोडिले, 
माझ्या निर्णयांप्रमाणें ते चालले नाहींत, 
३१ जर माझे नियम त्यांनीं उल्लेघिले, 
माझ्या आज्ञा पाळिल्या नाहींत, 
३९ तर मी त्यांच्या अधमोचें शासन देडानें करीन, 
त्यांच्या अपराधाचें शासन फटक्यांनीं करीन; 
३३ तरी त्याजवरील माझी दया मी दूर्‌ करणार नाही, 
मी आपल्या. सत्यवचनाचा भंग करणार नाहीं: 
३४ मी आपला करार मोडणार नाहीं; 
माझ्या मुखांतून जें निघाळें तें मी बदलणार नाहीं. 
३५ एकवार भी आपल्या पवित्रतेची रापथ वाहिली 
'आहे कीं 
मी दाविदाला कदापि दगा देणार नाही; 
३६ त्याची संतति सवैकाळ राहील 
व त्याचें सिंहासन माझ्यासमोर सूयोप्रमाणें 
कायम राहील; 
३७ चंद्राप्रमाणे तें सवेकाळ टिकेल; 
आकाशांतील साक्षी विश्वसनीय आहे. [ सेल ] 
३८ तरी पण तूं आपल्या अभिषिक्ताचा त्याय केला, 
त्याचा अव्हेर केला, त्याजवर संत्तप्त झालास, 
३९ तूं आपल्या सेवकाशीं केलेला करार 
अवमानिला आहे, 
त्याचा सुकुट धुळींत टाकून भ्रष्ट केला आहे. 
४० तूं त्याचे सवे तट मोडून टाकिळे आहेत, 
त्याच्या गढ्या जमीनदोस्त केल्या आहेत. 
४१ सवे येणारेजाणारे त्याला छटतात; 
तो आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांस निंदेचा बिषय 
झाला आहे. 
४२ त्याच्या शत्रूंचा उजवा हात तूं उंच केला आहे; 
तूं त्याच्या सर्व वैऱ्यांस इषेविळें आहे. 


। ४३ तूं त्याच्या तरवारीची धार मोडिली आहे. 


६४० 


स्तोत्रसहिता | स्तो» ८९:४१-९०:१२ 








- -लढाहित त्याला टिकाव धरूं दिला नाहीं. अधोलोकाच्या कबजांतून आपला जीव 
'४४-तूं त्याला निस्तेज केलें आहे, -. . कोण सोडवील ई : -_ [सेल] 
त्याचें सिंहासन. तै. धुळीस मिळविले आहे. ४५९ हे. प्रभू, .ज्यांविषयी तू दाविदाशी आपल्या 
४५ त्याच्या तारुण्याचे दिवस तूं खुंटविळे आहेत; सत्यतेनें शपथ वाहिली, 
तूं त्याला लनेनें वेषिलें आहे. [ सेला ] तीं तुझीं पूर्वीची दयाळृत्यें कोठें आहेत 
४६ हे परमेश्वरा, हें कोठवर चालणार ? द ५० हे प्रभू, तुझ्या सेवकांची निंदा होत आहे ती 
तूं संवेकाळ लपून राहणार काय £ मनांत आण; 
तुझा संताप अभीसारखा कोठवर: भडकत राहणार १ | सर्व थोर राष्ट्रांनीं केलेली माझी निंदा मी हृदयांत 
४७ माझें आयुष्य किती अल्प आहे हें मनांत आण; वागवीत आहें हें लक्षांत आण. 
तूं सवे मानवजाति निमोण केली ५१ हे परमेश्वरा, हे तुझे शत्रु निंदा करितात, 
ती व्यर्थच काय £ पदोपदी तुझ्या अभिषिक्ताची निंदा करितात. 
४८ असा मनुष्य कोण आहे की ५२ परमेश्वर सदासवेकाळ धन्यवादित असो. 
तो जीवंत राहील, मृत्यु पाहणार नाहीं ! आमेन, आमेन. 
भाग चवथा 
तुत्या संतापाने आम्ही घाबरून जातों. 
९ द, तनाव क्क मोशे बांची माना 1... ८ तूं आमचे अपराध आपल्यापुढे ठेविळे आहेत; 
१ हे प्रभू, तं. पिढ्यानपिढ्या आम्हांस निजघाम | आमची गुप्त पातके आपल्या  सुखप्रकाशांत 
आहेस. ठेविलीं आहेत. 
२ पर्वत उत्पन्न झाले त्यापूर्वी, ९ तुझ्या कोथांत आमचे सर्वे दिवस गुदरतात 
तूं एथ्वी व जग निमोण केलीं त्यापूर्वी आम्दी आपलीं वर्षे. मंदावणाऱ्या सुराप्रमाणे 
तूं बुगानुयुग देव आहेस. घालवितों. 
२ तू मनुष्याला पुनः मातीस मिळबितोस, १० आमचें आयुष्य सत्तर वर्षे, 
आणि म्हणतोस, अहो मानवांनो, परत या. शक्ति असल्यास फार तर ऐशीं वर्षे 


४ कारण तुझ्या दृष्टीनें सहन वर्षे कालच्या गेलेल्या | तरी त्यांचा डामडौळ केवळ कष्टमय व दुःखमय 
दिवसासारखी, | 


रात्रीच्या प्रहरासारखी आहेत. . कारण तें लवकर सरते आणि आम्ही 
५ तूं पुराप्रमाणें मानवांस घेऊन जातोस, निघून जातों 

त्यांना महानिद्रा लागते, ११ तुझ्या क्रोधाचें बल कोणाला समजतें ? 

ते सकाळीं गवताप्रमाणें उगवतात; आणि तुझी योग्य भीति बाळगण्याइतकी कोणाला 
$ संकाळीं तें तरारून वाढते; तुह्या कोपाची जाणीव आहे 

संध्याकाळीं तें कापल्यावर सुकून जातें. १२ ह्याकारेतां आम्हांस आपले दिवस असे गणण्यास 
* कारण आम्दी तुझ्या क्रोधाने भस्म होतों, शषिकीव कीं आम्हांस सबुद्ध हृदय प्राप्त होईळ. 


डक ६४१ 


स्तो० ९०:१-२-९२१६ 





१३ हे परमेश्वरा, क्रिती वेळ लाविक्तीळ £ 
आपलें मन पालट, आपल्या सेवकांवर कश्णा कर. 
१४ तू आपल्या दयेचा प्रसाद आम्हांस प्रभातींच 
देऊन तृप्त कर 
म्हणजे आम्दी दृर्षमरित होऊन. आपळे सव दिवस 
:* आनंदांत घालवू. 
१५ जेवढे दिवस त आम्हांस पीडिटें. 
जेवढी वर्षे आम्हीं दुःख भोगिळे, 
त्याच्या मानानें आम्हांस आनंदित कर. 
१६ तुझी कृति तुझ्या सेवकांस,  . 
__ तुझें वैभव त्यांच्या मुर्नंस प्रगट हो दे 
१७ परमेश्वर जो आमचा देव त्याचा प्रसाद 
आम्हांवर होवो; 
आमच्या हातचे काम आम्हांसाठीं सिद्धीस ने, 
आमच्या हातचे काम सिद्ीस ने. 


_ १ जो परात्पराच्या गुप्त स्थलीं वसतो, 
, तो सर्वसमर्थाच्या सावलींत राहील. 
““हे"मी परमेश्वराला म्हणतो, तं. माझा आश्रय, 
तू माझा देव, तुजवर मी भाव ठेवितो. 
३ कारणःतो पांरध्याच्या पाद्यापासून, 
-_ घातक मरीपासून तुझा वचाव करील. 

४ तो तुजवर पाखर घालील, 9 
त्याच्या पंखांखालीं तुला आश्रय मिळेल; 
त्याचें सत्य ढाल व कवच आहे. 

५ रात्रीच्या समयींचें भय, 
दिवसां सुटणारा बाण, 

६ काळोखांत फिरणारी मरी, 
भर दोन प्रहरी नाह करणारी पटकी, 
यांची तुला भीति वाटणार नाहीं. 

७ तुझ्या बाजूस सहद्तावधि पडले, 
तुह्या उजव्या हातास लक्षावधि पडले, 

* तरी ती तुला मिडणार नांदी; । 

< मात्र तुझ्या डोळ्यांस ती दिसेळ, आणि 


स्तोत्रसंहिता 


दुर्जनांस प्राप्त होणारें प्रतिफल तुझ्या दृष्टीस पडेल. 
९ कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे. .असें म्हणून 
तूं परात्पराला निजधाम केलें आहे. 
१० यास्तव कोणतेंहि अरिष्ट तुजवर येणार नादीं, 
कोणताहि व्याधि तुझ्या तंबरूजवळ येणार नाहीं. 
११ कारण तुझ्या सर्व मार्गांत तुझे रक्षण करण्याची 
तुजविषयीं तो आपल्या दिव्यदूतांस आहा देईल. 
१९ तुझ्या पायांला धोंख्याची ठेच लागू नये 
: .. म्हणून ते तुला आपल्या हातांवर. झेळेन धरतील. 
१३ तूं सिंह व नाग यांवर पाय देऊन चालतील; 
तरुण सिंह व अजगर यांस तुडवीत चालझील. 
१४ त्याचें प्रेम मजवर आहे, 
म्हणून मी त्याला मुक्त करीन; 
त्याला माझ्या नामाची जाणीव आहे 
म्हणून मी त्याला उच्च स्थळीं निर्भय ठेवीन. 
१५ तो माझा धावा करील आणि मी त्याचें ऐकेन; 
संकटसमयीं मी त्याच्याजवळ असेन; 
मी त्याला मुक्त करीन, . मी त्याचें गौरव करीन; 
१६ त्याला दीर्घायुष्य देऊन तृप्त करीन, 
त्याला मीं सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवीन. 


९.२१. [ शब्याय. दिवशी गावयाचें संगीत स्तोत्र ] 


१ परमेश्वराचे उपकारस्मरण करणें, 

हे परात्परा, तुझें नामसंकीतेन करणें गोड आहे. 
२ प्रभातसमयीं तुझें वात्सल्य, 

प्रतिरात्रीं तुझी सत्यता वाखाणणें, 
३ दशतंतुवाद्य, सतार व वीणा यांच्या साथीने, 

गंभीर स्वराने गाणें गोड आहे. 
४ कारण तूं, हे परमेश्वरा, आपल्या कृतीने मठा 

हर्षित केलें आक्षे; 

तुझ्या हातच्या कृत्यांचा मी जयजयकार करितो. 
५ हे परमेश्वरा, तुझीं कृत्यें किती थोर आहेत ! 

तुझे बिचार फार गहन आहेत. 
६ पशु्तीचा मनुष्य हें जाणत नाही; 


६४२ 


स्वॉग्रलहतता लो" ९२५६-९७१३ 





नै हे पारिपत्य करणा 
द. आपें तेज प्रगट का. 
र । १ -- २ हे प्रथ्वीच्या न्यायाधीझा, ऊठ; 
मठा ताज्या तेलाचा अभ्यंग झाल आहे. गांवेष्टास त्यांच्या कर्मोचें प्रतिफल दे. 
११ माझ्या शत्रुंच्या बाबतींत माझ्या डोळ्यांचे पारणें। २ हे परमेश्वरा, दुर्जन.कोठवर 
फिरले दुर्जन कोठवर जयोत्सव हेरितील £ 
मजवर उठलेल्या दुष्कम्यासंबंधानें भाझे कान तूस, ४ ते बडबड करितात, उद्धटपणे बोलतात, 
झाले आहेत. : - सवे दुष्कमी फुशारकी मारितात; 
१२ धार्मिक खजुरीसारखा ससद्ध होईल, ५ हे. परमेश्वरा, ते तुझ्या लोकांचा चुराडा करितात, 
. सो ल्बानोनावरल्या गंघधसख्सारखा बाढेल, तुह्मा वतनाला पीडितात. , 
१२ जे परमेश्वराच्या मंदिरांत रोपळेळे असतात ६ ते विधवा व उपरी यांचा जीव घेतात, 
ते आपल्या देवाच्या अंगणांत समृद्ध होतील. अनाथांस ठर मारिता. 
१४ इृद्धपणांतहि ते फळ देत राहतील,  .  . । ७ ते म्हणतात, परमेश पाहत नाही, 
ते रसभरित ब टवटवीत असतील; . . गाकोंबाचा देव लक्ष देत नाही. 
१५ यावरून दिसेल की परमेश्वर सरळ आहे. < अहो पझ्तुल्य लोकही, लक्ष दया; 
तो माझा दुग आहे, त्याच्या ठायी मूर्खानो, तुम्ही कधीं शहाणे व्हाल £ 
अघर्म मुळींच नाही. ग ९ ज्यानें कान जडला तो ऐकणार नादीं काग ? 
ज्यानें डोळा घडल तो पाहणार नाहीं काय 
१ परमेश्वर राज्य करितो, तो ऐश्वर्याने मंडित आहे; | १० ओ राष्ट्रांचा शास्ता, जो. मानवांचा ज्ञानदाता, 
छे परमेश्वराने पेहराव चढविला आहे. तो झासन करणार नाहीं काय £ 
त्यानें बलरूप कमरबंद कसला आहे ११ परमेश्वर मानवांचे विचार जाणतो, 
पृथ्वी स्थिर आहे, डळमळत नाही. । ते तर केवळ वायफळ आहेत. व्य 
२ तुझें सिंहासन अनादिकालापासून स्थिर आहे; १२ हे परमेश्या, ज्या मनुष्याला तू दिस्त हावितोस, 
तूं सनातन आहेस. ज्याला तूं. आपल्या. धर्मद्यात्रांतून शिकवितोस, 
३ हे परमेश्वरा, नद्यांनी कहोळ केला. आहे, महानाद | तो धन्य; 2१ 
आहे; १३ अशा मनुष्याला त विषत्काली आराम देशील, 


श्र 


हॉट रडावरे-९६५ 





-.._ आर्थि*तोंवर दुर्जेनांकरितां “ खांच * क्षंणिठी 'लाईठ 
- १४ कारण परसेंश्रर आपल्या-लोकांचा  _-.. 
त्याग करणार नाही 
तो आपर्टे वतन सोहन देणार नो्ही. 
१५ न्याय धर्माच्या पक्षाचा होईल 
आणिं' सात्विक मनाचे संव जने 
तो अनुसरतील. 
१६ माझ्यासाठी दुष्कर्म्यांविरुदध कोण उठेल £ 
मा्यासाठीं अधर्म करणाऱ्यांविरुदध कौणं 
उभाराहीळ १? | : 
१७ परमेश्वर मला साहाय्य झाला नसतो 
तर माझ्या जिवांची वस्ती निव्यीपार स्थितींत 
केव्हांच झांली असती. 
१८ माझा पाय निसरला असें मी म्हणतों तोंच, 
हे परमेश्वरा, तुझी दया मला आधार देते. 
१९-माझें मन बहुत चिंताक्रांत होतें व 
तेव्हां तुजपासून लांभणारें सांत्वन माझ्या जिवाचें 
समाधान करिते. 





अनर्थकारक न्यायासंनाचा 
तुजशीं कांहीं संबंध असेल कांय 
२१ ते धार्मिकाच्या जिवोरवर धाला घालितात, 
आणि निर्दोष्यांस देहांत दिक्षा ठरवितात; ” 
२२ पण परमेश्वर मला उंच गढासारखा आहे; : 
माझा देव मला आश्रयाचा दुग आहे. 
२३ तो त्यांचा अधर्म त्यांजवरच उलंटवील 
त्यांच्या दुष्टपणासुळें तो त्यांस नाहींतसे करील, 
आमचा देव परमेश्वर त्यांस नाहींतसे करील, 


१ थाहो या, आपण परमेश्वराचा जयजय 
९९१ कारकरूया 


९६ 


तो थोर राजा आहे, तो. सवे देवांहून' श्रेश्ठ आहे. 
४ त्याच्या हातीं पृथ्वीची खोल स्थळें आहेत;. . 
पर्वतांची उंच शिखरेंहि त्याचींच आहेत. - 
५ समुद्र त्याचा आहे, त्याच तो उत्पन्न केला; 
कोरडी भूमिहि त्याच्याच हातानें रविछी. गेली. 
६ याहयो या, परमेश्वर जो आपला उत्पश्नकतो' 
त्याच्यापुढे आपण गुडघे टेकू; 
त्याची भक्ति करूं, त्यापुढे नमन करू. 
७ कारण तो आपला देवं आहे, 
आणि आपण त्याच्या कुरणांतील प्रजा, 


*. त्याच्या हातचा कळप आहों. 


आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरें होईल ! 
८ मरीबा येथल्याप्रमाणे 
* रानांतींल मस्सा प्रकरणाच्या दिवसांत केल्याप्रमाणे 
तुम्ही आपलें मन कठीण करूं नका; 
९ तेव्हां तुमच्या वडिलांनी माझी परीक्षा पाहिली, 
मला पारखिठें, माझी कृति पाहिली. 
० चाळीस वर्षे त्या पिढीचा मला वीट आला; 
मी म्हणालो, हे भ्रांत मनाचे लोक आहेत; 
त्यांनीं माझे मार्ग जाणिले नाहींत; 


११ म्हणून मी रागानें शपथ वाहून म्हणालो, 


हे माझ्या विश्रामस्थानीं निच्वयें यावयाचे नाहींत. 


१ थपरमेश्वराचें गुणगान नवें गीत गाऊन करा. 
हे सर्व एथ्वी, परमेश्वराचे गुणगान कर 

२ परमेश्वराचे गरणगान' करा, . त्याच्या नामाचा 
धन्यवाद करा; 

त्यानें केलेल्या तारणाची घोषणा प्रतिदिनी करा. 
३ राष्ट्रामध्ये त्याचें गौरव. 

सवे. लोकांमध्यें त्याची अद्भत कृत्ये आहीर करा. 
४ कारण परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे; 


आपल्या तारणदुर्गाचा जयजयकार करूं. सर्व देवतांहून त्याचेंच भय घरणें योग्य आहे. 


२ उपकारस्मरण करीत आपण त्याजपुढें जाळं, 
स्तो्रें गाऊन त्याचा जयजयकार करूं. 
३ कारण परमेश्वर थोर देव आहे; 


५ कारण राष्ट्रांची सर्वे देवतें निरुपयोगी आहेत. 
- परमेश्वर आकाशाचा निमोणकता आहे. 


१ अथवा: राष्ट्रांचे सवे देव अवास्तव आहेत; 


६४४ 


- अदळयचे क ह 








६ तेज व प्रताप हदी त्याजंपुढें आहेत 


सामध्ये व शोभा. हीं त्याच्या  पनित्रस्थानी आहेत. 


७ अहो राष्ट्रकुलांनो, परमेश्वराचे गौरव'करा. 
परमेश्वराचे गौरव करा व त्याचें सामर्थ्य वाखाणा. 
८ परमेश्वराच्या नासाची थोरवी गा; 
अर्पण घेऊन त्याच्या अंगणांत या; 
९ पावित्र्याने युक्त होऊन. 
परमेश्वराची आराघना करा; 
हे सवे पृथ्वी, त्याजपुढें कॅपायंमाँन. हो. 
१० राष्ट्रांमधल्या लोकांस विदित करा कीं. 
परमेश्वर राज्य करितो. 
जग स्थिर स्थापिलेळें आहे, ते डळमळत नाहीं. 
तो सात्विकपणें लोकांचा न्याय करील... 
११ आक्राश हृषो, एथ्वी उल्लासो; 
_ समुद्र व त्यांतील सर्व कांहीं गर्जंमा करोत; 
१२ झेत व त्यांतील सर्वे कांहीं उत्सव. करोत; 
म्हणजे वनांतील सवे झाडें परमेश्वरासमोर. 
आनंदाचा गजर करितील; 
१३ कारण तो आला आहे; 


पृथ्वीचा न्यायनिवाडा करावयास तो आला आहे; 


तो जगाचा न्यायनिवाडा यथार्थतेनें करील, 
लोकांचा न्याय सत्यतेनें करील. 


१ परमेश्वर राज्य करितो; पृथ्वी उल्लासो 
९७ द्वीपसमूह हृषो. 


२ ढग व घनमेघ त्याच्यासभोवतीं आहेत. 


नीति व न्याय. त्याच्या सिंहासनाचा आधार आहेत. 


३ त्याजपुढें अमि चालतो, 
तो आपल्यासभोवतालचे शत्रु जाळून टाकितो. 
४ त्याच्या विजांनीं जग प्रकाशित केलें; 
तें पाहून एथ्वी कंपायमान झाली. 
५ परमेश्वरासमोर, सवे एथ्वीच्या प्रभूससोर 
पवत मेणाप्रमाणें वितळले. 
६ आकाशानें त्याची नीति जाहीर केली; 
सर्व लोकांनीं त्याचें गौरव. पाहिलें. 





- स्तो» ९६६-रटाड 





उ जे कोरींव मूर्तींची. उपॉसना करितात, . 
जे अवास्तव देवांचा अभिमान बाळगितात, 
ते सरव लज्वित झाले. _- ” ह: 
अहो सवे देवदी, त्यांच्या चरणी. लागी, 
८ हें ऐकून सीयोन हर्षित झाले; 7 : 
हे. परमेश्वरा, * तुझ्या . न्यायकृत्यॉमुळें “ यहूदाच्या 
कन्या उल्लासल्या । 
९ कारणं हे परमेश्वरा, तू. सर्व पृंथ्वीच्याहून 
आहेस; ; 


अत्युच्च 
सर्वे देवांहून- तू परमयोर आहेस. 


। १० अहो परमेश्वरावर . प्रीति करणाऱ्यांनो, वॉइटाचा 


द्वेष करा. 


तो आपल्या भक्तांचा प्राण रक्षितो; 


-:"-तो त्यांस दुर्जनांच्या हातांतून सोडवितो. 


११ घार्मिकांसाठीं प्रकाश . व॑ जे सात्विक मनांचे आहेत 
त्यांच्यासाठी हर्ष पेरिला आहे. 

१२ अहो धार्मेक जनहो, परमेश्वराच्या ठायीं हर्ष करा; 
त्याच्या पवित्र नामाचे कृतज्ञतापूवेक स्तवन करा. 


शर्ट 


१ परमेश्वराचे गुणगान नवें गीत गाऊन करा 
कारण त्याने अद्भुत कृत्यें केलीं आहेत; :- .. 
त्याच्या उजव्या हातानें, त्याच्या पवित्र भुजाने 
तारण साधिलें आहे. 
२ परमेश्वराने आपण सिद्ध केलेळें तारण विदित केलें 
आहे; राष्ट्रंसमक्ष आपले न्यायीपण प्रगट केलें आहे. 
३ इस्लाएलाच्या घराण्यावरील आपली दया व 
सत्यता यांचें त्याने स्मरण केलें आहे. 
पृथ्वीच्या सर्व सीमांनीं आमच्या देवाने सिद्ध केलें 
तारण पाहिलें आहे. 
४ अहो पृथ्वीवरील सर्वे लोकहो, 
परमेश्वराचा जयजयकार करा; . 
उच्च स्वराने, आनंदाने, गरा; त्याची स्तोत्रे गाः- 


[ स्तोत्र ] 


१ अथबा ; दिव्यदूतहो ( इजरी. १:६ पाहा ) 


६४५ 





स्तो» ९८४५-१८१४४ स्तोत्रसंहिता 

- परमेश्वराचे गुणगान वीणेवर करा, ९ परमेश्वर आपला देव य़ाची.थोरवी.गा, - .- 

वीणेवर सुस्वर स्तोत्र-गा. :. आणि त्याच्या पवित्र पत्रेतापुढे. नमन करा; . 
६ करणा व शिंगवाजवून : : कारण पस्मेश्वर आमचा देव पुवित्र आहे. 

परमेश्वर ण साच क्रां 
७ ससुद्र व त्यांतील सवे कांही, .. . 
कर त (वत रणात दो हतया व्योत १००५ [ उपकार मानण्याचे स्तोत्र ] ति 
< नद्या टाळ्या वाजवोत; . १ अहो एथ्वीवरील सवे लोकहो. 

पर्वेत एकवहून परमेश्वरासमोर : आनंदानें .ग्रावोत परमेश्वराचा जयजयकार करा. 
९ कारण तो एस्बीचा न्यायनिवाडा :करावयास २ हर्षाने परमेश्वराची सेवा करा; 

आला आहे. टा गायन करीत त्याजपुढें या. 
तो जगाचा न्यायनिवाडा यथार्थतेने करील ३ परमेश्वर हाच देव आहे असें जाणा; 
लोकांचा न्याय समतेनें करील. र त्यानेंच आम्हांस उत्पन्न केलें; 
आम्ही त्याचेच आहों, 


२ परमेश्वर सीयोनांत थोर आहे; 











आम्ही त्याची प्रजा, त्याच्या कुरणांतील कळप आहों. 
४ त्याचें उपकारस्मरण करीत त्याच्या ह्वारांत, 


- स्तवन करीत त्याच्या अंगणांत प्रवेश करा; 
तो सर्व लोकांहून परमथोर आहे. , त्याचें उपकारस्मरण करा; 
३ ते तुझें थोर व भयप्रद नाम स्तवोत; त्याच्या नामाचा. धन्यवाद करा. 
'तो पवित्र आहे. ५ कारण परमेश्वर चांगंला आहे; 
४ न्यायप्रिय राजाचें सामध्ये तू सात्विक्तेत स्थिर |. त्याची दया युगानुयुग 
केलें आहे; आणि त्याची सत्यता पिढ्यानपिढ्या टिकते. 
दू याकोबांत न्याय ब नीति यांचा प्रचार करितोस. 
व व त्याच्या हकडान अ म १०१ (दाचे जज. ] 


तो पवित्र भाहे. 
६ त्यांच्या याजकांपकी भोशे व अहरोन, 
आणि त्याच्या नासाचें स्मरण करणाऱ्यांपैकी दामुवेल 
यांनीं :परमेश्वरांचा घावा केला आणि त्यांचें 
त्यांने ऐकले 
७ मेषस्तंभांतून तो त्यांजशी बोलला 
त्याचे निर्बंध व त्यानें लावून दिलेला नियम हे 
त्यांनीं पाळिले. 
< हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, तूं त्यांचें ऐकले; - 
तूं त्यांला क्षमा करणारा असा देव. दोतास 
- तरी त्यांच्या. कमाषद्दल त्यांस. शासन करीत असस. 





१ दया व न्याय यांविषयी मी गाणें गाईन; 
हे परमेश्वरा, मी तुझीं स्तोत्रे गाईन 

२ मो अव्यंग मागोवरून सदबंद्वीनें चालेन 
तूं माझ्याजवळ केव्हा येशील ? 

- मो आपल्या धरीं सात्विक मनानें वागेन. 

३ मी अनुचित गोष्ट आपल्या नेत्रांपुढें येऊं 

देणार नाहीं; 

अनाचाराचा मी तिरस्कार करितो, 
तो मला बिलगणार नाहीं. 

४ हृदयाची कुटिलता मला सोहून जाईल; 
मी वाइटाशीं परिचय ठेवणार नाहीं. 


स्तोत्रसंहिता 


_ ५ आपल्य़ा शेजांऱ्याची - गुप्तपणे वहाडी करणाऱ्याचा 
मी विध्वंस करीन र 
जो कुरेंबाज व गर्विष्ठ मनाचा आहे त्याची मी 
गय करणार नाहीं 
६ देशांतील भाविक जन मजजवळ राहावे म्हणून 
मी त्यांजवर दृष्टि ठेबितों 
सात्विक मार्गाने चालणारा माझा सेवक होईल. 
५७ कपट करणाऱ्याला माझ्या घरांत थारा 
मिळणार नाहीं 
असत्य बोलणारा माझ्या दृष्टीपुढे टिकणार नाहीं 
< रोज सकाळीं मी देळांतल्या सवे दुजनांचा विध्वंस 
करीत जाईन 
म्हणजे परमेश्वराच्या नगरांतून अधर्म करणाऱ्या 
सर्वांचा उच्छेद होईल. 


4 २ [व्याकुळ होऊन आपलें गाऱ्हाणे परमे- 
श्वरापुढें मांडणाऱ्या दीनानें करावयाची प्राथना ] 
१ हे परमेश्वरा, माझी प्रार्थना ऐक, -. : 
माझी आरोळी तुजंकडे पोहंचो. 
२ मात्त्या संकटाच्या दिवशीं तू मजपासून आपलें मुख 
लपवूं नको, 
तूं आपला कान मजकडे लाव; 
मी धावा करीन त्या दिवशीं. माझें सत्वर. ऐक. 
३ माझे. दिवस धघुरासारखे विरून जातात, 
माझी हार्डे चुलींतल्या निखाऱ्यासारखीं जळून 
| गेलीं आहेत. 
४ माझं हृदय गवताप्रमाणे वाळून करपे आहे, 
म्हणून मला अन्न खाण्याचेंहि भान राहत नाहीं. 
५ मोठ्याने कण्हून कप्हून 
माझी चामडी माझ्या हाडांला चिकटून गेली आहे. 
६ मी रानांतल्या पाणकोळ्यासारखा झालां आहें 
वैराण प्रदेशांतील घुबडासारखा मी कालो आहें. 
४ मी जागरण करीत आहें, 
धाब्यावर एकटे राहणाऱ्या चिमण्यासारखा मी 
झालो आहें. 


ह्तो> १०१५५-१०२:२३ 


८ माझे वरी दिवसभर माशी. निंदा करितात; 
मजवर खंवळलेले इसम माझ्या: नांवान्ञे शाप देतात. 
९ मीं राख भाकरीप्रमाणे खाली आहे, क 
व माझ्या पाण्यांत माझी आसवें मिसळली आहेत. 
१० याला कारण तुझा रोष, तुझा क्रोध, हे होय, 
कारण तूं मला वर उचलून फेकून दिलं आहे. 
१३ माझे दिवस वाढत्या सावलीसारखे झाले आहेत्त; 
गवताप्रमाणें मी वाळून गेलों आहे. 
१२ हे परमेश्वरा, तं. सवेकाळ सिंहासनारूढ आहेस; 
तुझ्या नामाचें स्मरण पिढ्यानपिढ्या कायम राहील. 
१३ तू उठून सीयोनावर दया करिशील; 
कारण त्याजवर छृपा करण्याचा समय आला आहे. 
नेमिलेला समय येऊन ठेपला आहे; 
१४ तुझ्या सेवकांचे वित. त्याच्या दगडांकडे लागलें आहे. 
त्याची धूळधाण पाहून ते हळहळतात. 
१५ राष्ट्रे परमेश्वराच्या नामाला, 
- पृथ्वीबरचे सवे राजे तुझ्या ऐश्वयोला भितील; 


१६ कारण :परमेश्वराने-सीयोन पुनः बांधिळं आहे, 


तो आपल्या गौरवाने प्रगट झाला आहे; .. 
१५७ त्याने निराश्रितांच्या प्रार्थनेकडे लक्ष दिलें आहे; 
त्यांची प्रार्थना त्याने तुच्छ मानिली नाहीं. 
१८ पुढच्या पिढीसाठी हे लिहून ठेविलें जाईल; 
पुढें उत्पन्न. होणारी प्रजा परभेक्याचें स्तवन करीळ; 
१९ कारण त्यानें आपल्या पवित्र उच्चस्थानावर्न 
खालीं पाहून, भं 
परमेश्वराने आकाशांतून एथ्वीकडे अवलोकन. करून, 
२० बंदिवानांचे उसासे ऐकले 
ज्यांचें मरण ठरलें होतें त्यांस सोडविटें; 
२१ म्हणून ते सीयोनांत परमेश्वराच्या नामाचा जय- 
जयकार करितील, 
ते यरुलेमांत' त्याची स्तुति गातील, 
२२ परमेश्वराची उपासना करावयास 'लोक- व राज्यें 
एकत्र होतील तेव्हां असें होईल. 
२३ त्यानें माझी शक्ति मागौतच क्षीण केली; 
त्यानें माझें आयुष्य कमी केलें. 


६४७ 


स्तो ढः १०९:२४-१०३:२ क 


स्तोत्रसेहिता 





२४ मी म्हणालो, हे माझ्या देवा, 
* माझा आयुंष्यकाळ पुरा होण्यापूर्वी मला 
घेऊन जाऊं नको; 

तुझी वर्षे पिढ्यानपिढ्यांत आहेतं. 

२७ तूं पुरातन काळीं एथ्वीचा पाया घातला; : 
गगनें तुझ्या हातचें कृत्य आहे. - 

२६ तीं नाहींतशीं होतील, परंतु तूं निरंतर आहेस; 
तीं सर्वे वत्रासारखीं जीर्ण होतील; ः 
तीं तूं पांघरुणासारखीं पालटझील 
__ आणि तीं पालटतीलठ; 

२७ परंतु तूं तसाच राहतोस, 
तुझ्या. वर्षांना अंत नाहीं 

२८ तुझ्या सेवकांचे वैशजं कायम टिकून राहतील 
त्यांची संतति तुजसमोर स्थायिक होईल. 


१०४ [दाविदार्येोत्र ] 


१ हे माझ्या जिवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर: . 
हे माझ्या सवे अंतयांमा, त्याच्या. पवित्रे नामाचा 
धन्यवाद कर 
२ हे माझ्या जिवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर 
त्याचे सवे उपकार विसरू नको;  . 
३ तो तुझ्या एकंदर दुष्कमीची क्षमा करितो; 
. तो तुझे सवे रोग बरे करितो; 
४ तो तुझा जोव बिनाशगतेतून उद्धरितो;- 
तो तुला दया व करुणा यांचा मुकुट घालतो; 
*'५ तो तुझें आयुष्य उत्तम पदार्थांनी तूप्त करितो 
तुझें तारुण्य गरुडासारखें नवें होतें. 
६ जाचलेल्या सर्वांकरिताी 
परमेश्वर नीतीची व न्याय्यत्वाचीं कृत्यें करितो; 
७ त्यांने आपले मार्ग मोशाला 
आणि आपलीं कृत्ये इल्लाएलाच्या वंडर्जाला 
विदित केलीं. . 
८ परमेश्वर कनवाळू व कृपाळू, 
मंदक्रोध व दयामय आहे. 
९ तो सवंदाच दोष देत राहणार नाही; 


तो. आपला क्रोध सवेकाळ राहूं देणार नाहीं. 
१० आमच्या पातकांच्या मानानें त्यानें आमचें 
-. पारिपत्य केलें नाहीं, 
त्यानें आमच्या दुष्कमीच्या मानानें आम्हांस 
प्रतिफल दिलें नाहीं. 
११ कारण जसें प्रथ्वीच्यावर आकार कार उंच आहे, 
तत्नी त्याची दया त्याचें भय धघरणार्‍यांवर 
विपुल आहे. 
१२ पश्चिमेपासून पूर्व जितकी दूर आहे, 
तितके त्यानें आमचे अपराध आम्हांपासून दूर्‌ 
“ : केले आहेत. 
१३ जसा बाप आपल्या मुलांवर ममता करितो, 
-वसा परमेश्वर आपलें भय धरणार्‍यांवर 
ममता करितो. 
१३४ कारण तो आमची प्रकृति जाणतो; 
आम्ही केवळ माती आहों हॅ तो लक्षांत ठेवितो, 


| १५. मानवप्राण्याचें आयुष्य गवतासारखें आहे; 


वनांतील फुलाप्रमाणे तो फुलती. » 
१६ वारा त्यावरून गेला म्हणजे तें नाहींसें होतें, .. 
* आणि त्याचा त्या ठिकाणाशीं पुनरपि संबंध. 
जडत नाहीं. 
१७ परंतु परमेश्वराची दया त्याचें भय धरणाऱ्यांवर 
युगानुयुग असते. 
आणि त्याच्या न्याय्यत्वाचा अनुभव. त्यांच्या 
पुत्रपौत्रांस घडतो. | 
१८ म्हणजे त्याचा करार जे पाळितात 
आणि त्याच्या विधीचे स्मरण ठेवून त्यांप्रमाणे 
चालतात त्यांस तो घडतो. 
१९ परमेश्वराने आपलें सिंहासन आकाशांत 
स्थापिटें आहे; 9 
त्याचें राज्य सर्वावर आहे. 
०» अहो परमेश्वराच्या दिव्यदू्तांनो, 
जे तुम्ही बलसंपत्न आहां, 
आणि त्याचें आहञावचन ऐकून त्याप्रमाणें करितां, 
ते तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. 


६८ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो» १०३५२१-१०४५२४ 





२१ अहो. परमेश्वराच्या सवे सैन्यांनो 


ते डोंगरांमधून वाहतात. 


जीं. तुम्ही त्याची सेवा करून. त्याचा मनोदय ११ ते सर्व वनपझस प्यावयाला पाणी पुरबितात 


सिद्धीस नेतां. 
तीं तुम्ही त्याचा धन्यवाद करा. 
२२ परमेश्वराच्या साम्राज्यांतीक सवे ठिकाणचे त्याचे 
अखिल सृष्टपदार्थहो, 
त्याचा घन्यंवाद करा; 
हे माझ्या जिवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. 


१ हे माझ्या जिवा, परमेश्वराचा धन्य- 
वाद कर. 
हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, तूं परम 
थोर आहेस; 
तूं प्रताप व महिमा यांनीं मंडित आहेस. 
२ तूं पोशाखाप्रमार्णे प्रकाश धारण करितोस; 
कनाथीप्रमाणे आकाश्र विस्तारितोस; 
३ आपल्या माद्यांच्या तुळय़ा 
बसवितोस, 
मेघांला आपला रथ करितोस, 
वायूच्या पंखावर आरोहण करून जातोस; 
४ वायूंला आपले दूत करितोस, 
ज्वलित अभोंला आपले सेवक करितोस. 
५ तू एथ्वीला तिच्या पायावर अशी बसविली 
आहेस कीं 
ती कधीं काळीं ढळणार नाहीं. 
६ ती तूं वल्लाप्रमाणें जलाशयाने आच्छादिली, 
पवेतांवर जलें राहिली; 
$ तुझ्या धमकीने तीं पळाली, 
तुझ्या गरजेनेच्या शब्दाने तीं त्वरेने ओसरली; 
८ तीं पर्वतांवरू्न जाऊन खालीं खोऱ्यांतून वाहिली, 
त्यांच्यासाठी तू. नेमलेल्या स्थळीं तीं जाऊन राहिली. 
९ तूं मयोदा ठरविली तिचें त्यांना उल्लंघन करितां 
येत नाही; 
भूमि झाकावयाला त्यांना परत येववत नाहीं. 
१० तो खोर्‍्यांतून झरे काढितो; 


१०४ 


जलाच्या ठायीं 


त्यांवर रानगाढवें आपली तहान भागवितात. 
१२ त्यांच्याजवळ आकाश्यांतील पक्षी वस्ती करितात; 
ते वृक्षांच्या फांद्यांवरून गातात. 
१३ तो आपल्या माज्यांवरून पवेतांवर जलसिंचन करतो; 
तुत्या कृतींच्या फळानें भूसि तृप्त होते. 
१४ तो जनावरांसाठी गवत आणि मनुष्याच्या उप- 
योगासाठीं वनस्पति उगववितो; 
अशा प्रकारें तो भूमींतून अन्न उत्पन्न करितो; 
१५ म्हणजे मनुष्याचे अंतःकरण आनंदित करणारा 
द्राक्षारस, 
सुख टवटवीत करणारें तेल, | 
,मनुष्याच्या जिवाला आधार देणारी. भाकर, 
हीं तो उत्पन्न करितो. 
१६ परमेश्वराचे ब्रक्ष, लबानोनावर त्यानें 
लाविलेळे गंधसरू, 
हे रसभरित असतात; 
१७ त्यांवर पक्षी आपलीं घरटीं करितात; 
करकोचा पक्ष्याचें घर देवदारूंमध्यें असतें. 
१८ उंच पवेत रानबकऱ्यांसाठीं आहेत. 
कडे सद्रांचें आश्रयस्थान आहेत. 
१९ त्यानें कालमान समजण्यासाठी चंद्र नेमिला; 
सूये आपला अस्तसमय समजून घेतो. 
२० तूं अंधार करितोस तेव्हां रात्र होते; 
तींत सर्व जातींचे वनपछ्ठु संचार करितात; 
२१ तरुण सिंह स्वभक्ष्यामागून गर्जना करीत धावतात, 
देवाजवळ आपलें अन्न मागतात. 
२२ सूये उगवतो तेव्हां ते परत जाऊन 
. आपआपल्या गुहांत निजून राहतात. 
२२३ मनुष्य आपल्या कामधंद्यास जाऊन 
संध्याकाळपर्यंत श्रम करितो. 
२४ हे परमेश्वरा, तुझीं कृत्यें किती अगणित आहेत ! 
तीं सवे तू चातुर्याने ी केलीं; 
तुझ्या संपत्तीने एथ्बी परिपुर्ण आहे. 


६ड९ 


त्तो> १०४१२५-१०५४१४ 





२५ तो पलीकडचा समुद्र पाहा, तो अफार व 
विस्तीर्ण आहे, 


त्यांत ल्वानमोठे असंख्य जलचर विहार करितात. 
२६ पाहा, त्यांत गलबते चालतात; -. 
त्यांत क्रीडा करण्यासाठीं तूं. निर्मिळेला ल्िव्याथान 


२७ तूं त्यांस यथाकालीं भक्ष्य देशील 
म्हणून ते सवे तुझी वाट पाहतात. 
२८ जें तूं त्यांस घालितोस तें ते घेता; 
तूं आपली मूठ उघडितोस 
तेव्हा उत्तम पदार्थांनी त्यांची तृप्ति होते. 
२९ तूं आपलें तोंड. लपवितोस 
तेव्हां ते व्याकुळ होतात. 
तूं त्यांचा श्वास काढून घेतोस 
तेव्हां तें मरून मातीस मिळतात. 
३० तूं आपला आत्मा पाठवितोस 
तेव्हां ते उत्पन्न होतात; 
तूं एथ्वीचा प्रष्ठभाग पुनः नवा करितोस 
३१ परमेश्वराचे वैभव चिरकाल राहो | 
परमेश्वराला आपल्य कृतींपासून आनंद होवो | . 
१३२ तो पृथ्वीकडे अवलोकन करितो तेव्हां ती कांपते; 
तो पवेतांस स्पशे करितो तेव्हां. ते धुमसतात. 
३३ माझ्या जिवांत जीव आहे. तोंपर्यंत. परमेश्वराचे 
गुणगान गाईन; > 
मी जीवंत आहें तोंपर्यंत 
: माझ्या देवाचें स्तोत्र गाईन. . _ 
३४ मीं केलेलें त्याचें घ्यान त्याला गोड 'लागो; 
परमेश्वराच्या ठायीं मी हषे पावेन, 
पृथ्वीवरून पातकी नष्ट होवोत; 
यापुढें दुजेन न उरोत. 
हे माझ्या जिवा, परमेश्वराचा धन्यवाद करं. 
-परमेश्वराला स्तवा. 
१ म्हणजे देवमासा 
२ मुळांत : हालेळ्या. 





न १ परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, त्याचे 
१०५१ नाम घ्या; 
राष्ट्रॅस त्याचीं कृत्यें जाहीर: करा. 
२ त्याचें गुणगान क्ररा, त्याला त्यांचीं स्तोत्रे गा; 
त्याच्या सवे अद्भुत कृत्यांचें वर्णन करा. 
३ त्याच्या पवित्र नामाचा अभिमान बाळगा; 
ज्यांना परमेश्वराचा घ्यास लागल आहे त्यांचें 
हृदय हर्षित होवो. 
४ परमेश्वर व त्याचें सामर्थ्ये यांवर भरंवसा ठेवा; 
त्याच्या दशैनाविषयीं सदा आतुर असा. 
५ त्यानें केलेलीं अद्भुत कृत्यें, त्याचे चमत्कार, 
व त्यानें उद्चारिळेळे निर्णय आठवा, 
६ त्याचा सेवक अब्राहाम याचे वंशजहो 
त्यानें निवडलेल्या याकोबाचे वेशजहो, 
तुम्दी असें करा. 
७ तो परमेश्वर आमचा देव आहे; 
त्याची न्यायकृत्यें सवे परथ्वीभर आहेत. 
८ तो आपल्या कराराचें निरंतर स्मरण करितो, 
हजारों पिढ्यांसाठी आज्ञापिळेळें आपळें वचन 
तो आठवतो; 
९ ह्या करार त्यानें अब्राहममाशीं केला 
आणि त्याविषयी इसद्दाकाजवळ शपथ वाहिली; 
१० ती त्यानें याकोबासाठीं नियम, 
इस्लाएलासाठीं सवेकाळचा करार या रूपानें 
कायम केली; 
११ तो म्हणाला, कनान देश 
'तुझा वतनभाग म्हणून तुला देईन. 
१२ त्या वेळीं ते मोजके, फार थोडके होते, 
व तेहि त्या देशांत उपरी असे होते. 
१३ ते राष्टराराष्ट्रांतून, 
एका राज्यांतून दुसऱ्या लोकांत हिडळे. 
१४ त्यानें कोणत्याहि मनुष्याला त्यांस उपद्रव. करू 
दिला नाहीं, 


१५८ 





य त्यानें राजांचाहि निषेध करून म्हटलें की 


५५ माझ्यी: अभिषिक्तांस हात लावूं नका 
१६ त्यानें देशावर दुष्काळ आणिला; 

.__ त्यांचा अन्नाचा आधार अगदी तोहून टाकिला. 
त्यांच्यापुढें त्यानें एक मसुष्य पाठविला; | 
'ओसेफ दास म्हणून विकला गेला; 

१८ स्थानी: वेण्या घाळून त्याच्या पा़ांला /इजा केली. 
लोखंड त्याच्या जिव्हारी लागलें 

१९ त्याच्या सांगण्याप्रमाणे घडून येईपर्यंत 
परमेश्वराच्या वचनाने: त्याला पारखिटें 

२० राजानें माणसें पीठवून त्याला सोडविले, 
राष्ट्रांच्या अधिपतीनें त्याला मुक्त केटें. 

२१ त्यानें. त्याला आपल्या घरचा मुखत्यार, 
आपल्या सर्व संपत्तीवर अधिकारी नेमिले, . 

२२ अझञासाठी कीं त्यानें आपल्या. मर्जांस येईल 
त्याप्रमाणें त्याच्या सरदारांना बांधावे, 
त्याच्या मेत्र्यांस बुद्धिवाद सांगावा. 

२३ नंतर इत्राएठ मिसर देशांत आला; 
याकोब हामाच्या देशांत उपरी ' म्हणून राहिला 

२४ परमेश्वराने आपले लोक कार वाढविळे, प 
त्यांच्या शेंपेक्षां त्यांना बलिष्ठ केलें. 

२५ आपल्या लोकांचा द्वेष करावा - 
आणि आपल्या सेवकांशीं कपटाने वागावें 
म्हणून त्यानें त्यांच्या शत्रूंचे मन फिरविले 

२६ त्यार्ने आपला सेवक मोशे 
व आपण निवडलेला अहरोन यांस प्राठविलें. 

२७ त्यांनीं त्यांजमध्यें परमेश्वराची चिन्हें, 
ह्ामाच्या देशांत अद्भुत कृत्यें करून दालविलीं. 

२८ त्यानें अंधकार पाठवून काळोख पाडला; 
आणि त्यांनीं त्यांच्या आज्ञांचे उल्लेधन केलें नाही. 

२९ त्यानें मिसऱ्यांचें पाणी पालटून रक्त केलें 
ब त्यांतील मासे मारून टाकिले, 

३० त्यांचा देश, त्यांचे राजवाडे 
बेडकांनीं व्यापून टाकिले, 


| स्तो> १०५;१४-४५- 
३१ त्यानें आज्ञा करितांच गोमाशा आल्या, 
त्यांच्या सर्वे प्रदेशांत उबा झाल्या. , 
१२ त्यानें पावसाऐवजीं त्यांच्यावर गारा पाढिल्या; 
त्यांच्या देशावर भमनी'चे लोळ पाठविले 


- १३ त्यानें त्यांचे द्राक्षवेल व अंजीर 


यांचा विष्वंस केला 


> हाच्या देशांती झाडे मोडून टाकली: 


३४ त्यानें भाजा करितांच । 
टोळ ब असंख्य पुली आलीं. . 


| १५ त्यांनी त्यांच्या देशांतील सर्व हिरवळ 


त्यांच्या भूमीचें उत्पन्न खाहे. 


३६ त्यानें त्यांच्या देशांतील प्रत्येक प्रथम जन्मलेला 


_ महणजे त्यांच्या संपूर्ण पौरषाचें प्रथम फळ मारिले, 
३७ त्यानें लोकांस सोन्यारप्यासुद्धा बाहेर नेलें; . * 
त्याच्या लोकांच्या वंशांत कोणी दुर्बल नव्हता 

१८ त्यांच्या जाण्याने मिसरी लोक आनंद पावले, 
कारणे त्यांचें भय त्यांला पडलें होतें | 

१९ त्यांच्यावर छत्र होण्यासाठीं त्यानें ढग. पसरिला, 

४० त्यांनीं अन्न मागितलं तेव्हां त्यानें लावे पक्षी आणिळे 

- आणि स्वर्गीय अश्नानें त्यांस तृप्त केलें. 


* | ४१ त्याने खडक फोढडिला तों पाणी निघाले 


__ तें नदी होऊन रक्ष प्रदेशांत बाहु. लागलें. 
४२ कारण त्याला आपल्या पवित्र वचनाची 
ब॒आपला सेवक अब्राहाम याची आठवण होती. 
४३ त्यानें आपल्या लोकांस आनंद करीत, 
आपल्या निवडिलेल्या लोकांस जयोत्सव करीत 
याहेंर आणिलें. 
४४ त्यानें त्यांस परक्या राष्ट्रांचे देश दिले; 
त्या लोकांचें श्रमफल त्यांच्या हाती आलें, 
४५ यासाठीं कीं आपले नियम त्यांनीं पाळावे, 
आपल्या धर्मदयाक्षाप्रमाणे वागावे. 
परमेश्वराला स्तवा. 


१ मुळांत: हालेढया 


६५१ . 


स्ती» १०६१-२५ 





१ परमेश्वराला स्तवा. - 
१०६. परमेशवराचें उपकारस्मरण करा, कारण 
- - तो-चांगला आहे; 
त्याची द्या सनातन आहे... : 
२ परमेश्वराचे पराक्रम कोण वर्णू शकेल £ . 
__ त्याची सर्व त्तृति कोगाला निवेदन करितां. येईल ! 
३ जे त्याच्या न्यायानुसार वागतात; . न 
आणि सवेदा नीति आचरितात;.ते' धन्य ! 
४ हे परमेश्वरा, तूं. :आपल्या - लोकांवर प्रसन्न आहेस, 
त्यांत माझी गणना कर; 


तुस्का- लोकांच्या भानंदानें. मी आनंवित होईन 

तुह्या -दतनाच्य़ा  लोकांबसेबर मी. उत्साह. . करीन; 
६ आम्ही आपल्या-प्रवेजांप्रमाणे. पाप केलें. आहे... 

आम्हीं. अप्रमे-केला. आहे, आम्ही दुष्कर्म. केडें.आाहे. 
७ आमच्या पूरवेजांनीं मिसर, देद्यांत. असतां 

हुत््या अद्भत कृत्यांकडे दक्ष पुरबिळें नाहीं 

तुह्या उंदेंड..जप्रकारांचें स्मरण. केलें नाहीं, 


तर समुद्राजवळ; तांबल्या समुद्राजवळ,.... ..... . . 
२१ ते आपल्या उद्धारक देवाला विसरले; 


ते फिवर झाले, ह प न्टल ट्र 
इ तरी आपला:पररक्तम विदित, कावा, म्हणून, ..:)... : 
::त्यानें आपल्या. नामास्तुव-त्यांचें तारण केर्ले, 
९ त्यानें तांबच्या... समुद्राला ,.घरयकाविळें. आणि. तो 
कोरडा झाला, री ज्र न्स, 
: आणि जसें काय मैदानावरून चालावे. 
तसें त्या जलाशयाच्या खोल. स्यर्मंवरून त्यानें 
त्यांस:चचालविलें. . .. की 
१० त्यार्ने त्यांस, त्यांचा द्वेष करणाऱ्याच्या 
हातून सोडविलें.. . .. । 
शत्रूच्या हातून त्यांस मुक्त केलें 
११ त्यांचे वैरी पाण्यांत गडप झाले 
१ मुळांतः हाळेळ्या. .. 


त्यांतला कोणीहि उरल्त्र नाहीं. " 
१२ तेव्हां त्यांनीं त्याच्या वचनांवर विश्वास ठेविला 
त्यांनीं त्याचीं स्तोत्रें गाइलीं. 
१३ तरी ते त्याचीं कृत्यें ठवकरच विसरले 
त्याच्या -ओजनेसंबंधानें त्यांनी धीर धरिला . नाहीं. 


* १४ रानांत त्यांची वासना अनावर झाली; . 


ओसाड प्रदेशांत . त्यांनी देवाची परीक्षा पाहिली. 
१५ तेव्हां . त्यानें त्यांच्या मागण्याप्रमाणे त्यांस दिलें 
पण त्याचा जीव झुरणीस लाविला. : 
१६ त्यांनीं छावणींत मोद न 
व परमेश्वराचा. पवित्र सेवक अहरोन याजशी हेवा. 


. १७ तेव्हां भूमि फाटली व तिनें दाथानाला क | 


गिळून टाकिलें,!: ::-- :* :: 
आणि अबीरामाच्या. टोंळीस गडप केलें 


, १८ र्‍्यांच्या टोळीस अभीने पछांडिलें 


आगीच्या लोळाें त्या . दुजंनास. जाळून : टाकिले 
१९ त्यांनीं होरेबांत वासराची: मूर्ति केली.” .. 
ओतींव मूर्तीची पूजा केली. . .- .. ४४८. 


, | २९ त्यांनी प्रस्मेश्वर जो त्यांचें ऐश्वर्य 


त्याच्याऐवजी गवत. खाणाऱ्या नैऊाची 
प्रतिमा स्वीकारिळी.  .. “ 


त्यानें मिसर देशांत महत्कृत्यें 


' २२ हामाच्या: देशांत अद्भुत कृत्यें. 


तांब्या समुद्राजवळ भयंकर कृत्यें केली द्वोतीं:-- 

२३ तेव्हां ततो म्हणाला, यांचा नाह केला पाहिजे; - 
पण त्याचा क्रोध झांत करावा, - :- : . 

व त्यानें त्यांचा नाश करू नये, प 
म्हणून त्याचा. निवडलेला - मोहे. त्यास 

आड आला. : - री वी 


*२४ त्यांनीं रम्य देश तुच्छ मानिला. 


त्यांनीं त्याच्या वचनावर विश्वास ठेविला नाहीं. 
२५ त्यांनीं आपल्या तंबूंत कुस्कूर केली, 
परमेश्वराचा शब्द मानिला नाहीं. 


६५२ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो> १०६:२६-१०७२ 





२६ तेव्हां त्यार्ने आपला हात वर करून त्यांजविषयीं ३९ ते आपल्या कमानी भ्रष्ट. झाले; 


शपथ वाहिली कीं 
मी त्यांस रानांत आपटीन, 
२७ त्यांची संतति राष्ट्रांत विखरीन, 
त्यांस देशोधडीस लावीन. 
२८ ते बाल-पौरावर आसक्त झाले; . , 
? "त्यांनीं निर्जांव मूर्तीना वाहिलेले बळी खाल्ले. 
२९ त्यांनी आपल्या कमीनीं त्याला. क्रोध आणिला 
म्हणून त्यांच्यामध्यें पटकी उठली ः 
३० तेव्हां फीनहासानें पुढें होऊन मध्यस्थी केली 
आणि पटकी बंद झाली. ही 
२१ हैं त्याचें करणें न्यायाचे न 
असें पिढ्यानपिढ्या सर्वकाळ गणिलें गेलें 
१२९ मरीबाच्या जलाजवळहि त्यानी .त्याठा- संतापविलें 
आणि त्यांच्यामुळे मोशावर अरिष्ट आले; 
३३ कारण त्यांनीं देवांच्या आत्म्याशी विरोध केला 


आणि मोझानें अविचाराचें 'शंध्द  तोंडांतून काढिले. 


२४ परमेश्वराची आज्ञा उल्लंघून 
त्यांनी विधर्मी राष्ट्रांचा विघ्वंस :केला नाहीं. 

३५ तर ते त्या राष्ट्रांत मिसळले, 
आणि'त्यांचे आचार शिकले. 

६ त्यांनीं त्यांच्या मूर्तींची पूजा केली. 

त्या त्यांस पाशरूपः झाल्या - 

१७ त्यांनीं आपले पुत्र व आपल्या कन्या 
यांचे बळी भूतांला दिले; “ :. 

१८ त्यांनीं निरपराध्यांचा रक्तपात केला 


म्हणजे आपले पुत्र व कन्या यांचें रक | पडिले; 





ले आपल्या कृतीनें अनाचारी बनले. 


४० त्यामुळें परमेश्वराचा कोप त्याच्या. 


लोकांवर भडकला; व ह 
त्याला आपल्या वतनाचा बीट आला. ::- *:. 


। ४१ त्यानें त्यांस परराष्ट्रांच्या हातीं दिलें; *: . 


त्यांच्या द्वेष्ट्यांनीं त्यांजवर राज्य केलें... .: ... 

४२ त्यांच्या शत्रंंनीं त्यांस छळिलटें 
ते त्यांच्या. हाताखालीं दडपून गेले. 

४२ बहुत वेळां त्यानें त्यांस सुक्त केळें म 
तरी ते. आपला हेका न सोडितां. बंडखोरच राहिले, 
व आपल्या अधर्मानें-अधोगतीस पोहंचले. .... . 

४४ तथापि त्यांची आरोळी ऐकून '.. :.: 
परमेश्वराने त्यांच्या. संकटाकडे दृष्टि पुरबिली 

४७ त्यानें आपल्या कराराचें स्मरण त्यांच्या- 

-- . सृष्टी करून 

आपल्या अपार दयेने त्यांची कींव. केली. 

४६ त्यांचा पाडाव 'करणाऱ्या-सर्वांच्या मनांत . 
त्यांजविषयीं त्यानें दया 'उंत्पन्न केली. . 


॥ ४५७ हे परमेश्वरा; आमच्या. देवा, आम्हांस तार, -. 


आम्हांस: राष्ट्रांतून काहून एकवट: कर: 
म्हणजे आम्ही तुया शवित्र नामाचे 
स्तवन करू, 
तुह्या: स्तव्चनांतरचं:ाम्हांळा धाडस वाटेल 
४८ इखाएलाचा.-देव परमेश्वर याचा भः 
अनादिकलळयफश्ून: भनंतकालपर्यंत. धन्यवाद. होवो. 
सवे लोक आमेन म्हणोत.  : 








त्यांनीं कनानाच्या मूर्तीस त्यांचे बळी दिळे परमेश्वराला स्तवा. 
असें करून त्यांनीं रक्ताने भूमि विटाळिली. "4. झुळांत : हळेळ्या. 
भाग पांचवा ११९ . 
| १ परमेश्वराचें. उपकारस्मरण करा; तो | ९ परमेश्वराने उदरिफेळे अन असें म्हणोत; -“ . .. 
च ७१५५ चांगला आहे; * * कारण त्यार्ने: त्यांस शतच्या शावडॉतन मुरते श्र्ठै 
". -. उठत्याची दया सनातन आहे; आहे; . :- 


42 


१५३ 


स्तो> १०७३-३३ ' 


स्तोत्रसंहिता 


हया ब ब्डार्‍यआखखयाब॒ययय॒बाजजजब॒ब॒॒बाजञब॒ाबा॒ाराशायवाधबुब॒बवाधवववा 
३ त्यांस निरनिराळ्या. देशांतून, पूर्व, पश्चिम, उत्तर | १८ त्यांच्या जिवाला. सर्व प्रकारच्या अन्नाचा वीट येतो 


व दक्षिण 
या दिश्ांकहून आणून एकवट केलें आहे... 
४ ते अरण्यांत वैराण प्रदेद्यांतीठ वाटेने भटकले; 
त्यांस वस्तीः्वे. नगर आढळले नाहीं. 
५ ते. भुकेळे व तान्हेळे असल्यामुळें 
त्यांचा जीव त्यांच्याठायीं व्याकुळ झाला. 


ते सृत्युद्ठारांजवळ पोहचतात. 

१९.ते संकटसमयीं परमेश्वराचा धावा करितात, 
आणि तो त्यांस क्लेशांतून मुक्त करितो. 

२० तो आपला संदेश पाठवून त्यांस बरें करितो, 
नाझापासून त्यांचा बचाव करितो. 

२१ परमेश्वराच्या दयेस्तव व त्यानें मनुष्यांसाठी केलेल्या 


६ तेव्हां त्यांनी संकटसमयी परमेश्वसचा घावा केला, अद्भुत कृत्यांस्तव 
आणि त्यानें त्यांस क्रेश्ांतून मुक्त केलें. ': लोक त्याचें उपकारस्मरण करोत. 
७ वस्तीच्या नगरास त्यांनीं जावें ी २२ ते त्याला उपकारस्मरणरूपी यज्ञ अपोत, 
._ म्हणून त्याने त्यांस नीट मार्गाने चालविळें. व स्तोत्रें गाऊन त्याचीं कृऱ्यें वर्णोत. 
८ परमेश्वराच्या दयेल्तव व. त्याने - मनुष्यांसाठी: केलेल्या । २२ जे गलबतांत बसून समुद्रातून प्रवास करितात, 
अद्भुत कृत्यांस्तव महाजलांत उद्योगधंदा करितात, 
लोक त्याचें उपकारस्मरण करोत २४ ते परमेश्वराची कृत्यें, 
९ तो तान्हेल्या जिवास तृप्त करितो, त्याचीं अद्भुत कृत्ये, भरसमुद्रांत पाहतात. 
भुकेल्या जिवास उत्तम पदार्थांनो संतुष्ट करितो. | २५ तो आज्ञा करून वादळ उठवितो 
१० जे केशन व बेच्यांनी जखडले होते, तेव्हां त्याच्या लाटा उसळतात. 
जे अंधकारांत व मृत्युच्छा्येंत बसले होते, २६ ते आभाळापर्यंत वर जातात, तळापर्यंत 
११ ज्यांनीं देवाच्या आज्ञांविरद॑ बंढाळी करून .': खालीं जातात; 
-_ परात्पराचा बोघ तुच्छ मानिला होता, ' - : छेशाने त्यांच्या जिवाचें पाणी. पाणी होतें. 
१२ त्यास कष्ट देऊन त्यानें त्यांचा. ताठा उंतरिलां २७ ते मद्यप्यासारखे झोके व भेलकंच्या खातात, 
ते पतन पावले, त्यांस साहाय्य करण्यास - त्यांची बुद्धि अगदीं खुंटते... :- 
कोणी नव्हता; २८ ते संकटसमयी परमेश्वराचा धाबा. करितात, 
१३ तेव्हां त्यांनी :संकटसंमर्यी- परगैश्वराका- घावा केला. आणि तो त्यांस क्लेझांतून मुक्त करितो. 
____. आणि त्यानें त्यांस क्लेशांवर्गी मुक्त केळे : | ९९ तोवादळशमवितो 
१४ त्यानें त्यांस अंधकारांतूंन व ग्त्युच्छयिंतून तेव्हां लाटा शांत: होतात; 
बाहेर. आणिलें २३ त्या शांत झाल्यामुळें ते हार्षेत होतात, 
व त्यांची बंधने तोहून टाकिली. आणि त त्यांस इच्छित बंद्रास नेतो. . 
३५ परमेश्वराच्या दयेस्तव व त्यानें मनुष्यांसाठी केळेल्या । २१ परमेश्वराच्या दयेस्तव व त्यानें मलुष्यांसाठी केलेल्या 
अद्भुत कृत्यांस्तव कृत्यांस्तव 
लोक त्यांचें उपकारस्मरण करोत. तेक त्याचें उपकारस्मरण करोत. 
१६ त्यानें पितळेची दारें फोडिली १२ शोकसमेंत ते त्याची थोरवी गावोत, 
वृ लोखंडाचे अडसर तोहव टाकिले झाणि वडिलांच्या. बैठदींत . त्याचें त्तवन करोत, 
4७ अविंचाऱ्यांना. त्यांच्या > ३३ तो नद्यांचे अरभ्य करितो, 
ब त्यांच्या दुष्कमारुळें पीडा भोगावी लाधते. पाण्याच्या झऱ्यांच्या आगी युष्क भूमि करितो. 


९५४ 


स्तोत्रसंदिता 


स्तो> १०७३१४-१०९४५ 





३४ सुपीक देशाची त्यांत राहणार्‍यांच्या दुष्टतेसुळें तो 
खारट भूमि करितो. 
३५ तो अरण्याचें तळें करितो, 
व शुष्क भूमीचे झरे करितो. 
१६ तेथें तो भुकेल्यांस वसधितो, 
ठे वस्तीकरितां नगर तयार करितात. 
- ३७ ते शेतें पेरितात. 
: थ्‌ द्राक्षांचे मळे लावितात आणि त्यांस 
पीक मिळतें. 
३८ तो त्मांस आक्षीवाद देतो, आणि त्याची फार 
बाढ होते; 
त्यांला गुरांची कमतरता पह देत नाहीं. 
५९ पुढें जुदम, विपसि व दुःख गांच्युळें 
-. ते कमी होतात व खालावतात. .. 
४० तो अधिपतींवर अपमानाचा मारा करितो; 
त्यांला मार्गहीन वैराण प्रदेशांत 
भटकावयास लावितो. 
४१ पण दरिद्यांस क्ेशांतून सुक्त कसन तो उद 
स्थानीं ठेवितो. 
त्यांची कुटुंबे मेंढरांच्या कळपासारखीं वाढवितो. 
४९ हें पाहून सुजन हर्ष पावतात. 
सव दुष्टाहे आपटे तोंड बद करिते. 


तुझें सत्य गंगनापर्यंत जाऊन पोहंचलें आहे. 

५ हे देवा, तुआकाशाहंनउन्नत हो; 
वुत्या गारवाची प्रतिष्ठा सवे एथ्वीवर वाढो. 

६ तुझ्या प्रियजनांनीं मुक्त व्हावे 
म्हणून तू आपल्या उजव्या हातानें त्यांचें तारण 

कर, आणि आमचें ऐक. 
७ देव आपल्या पवित्रतेला स्मरून म्हणाला 
उक्मसेन: 


स्री शखेम विभागीन व स॒क्तोथाचें खोरे 
देडेन. 


< बिलाद माझा आहे व मनर्शे माझा आहे. 
| एफ़ाईम माझे शिरल्लाण आहे. - 

यहूदा माझें राजवेत्र आहे. 
९ मवाब माझ स्नानाचें गंगाळ आहे; 

अदोमावर मी आपलें पायतण फेकीन; 
।  पटेशेथाविषयीं मी जयघोष करीन, 

१०. मला तटबंदीच्या नगरांत कोण घेऊन जाईल £ 
अदोमांत मला कोण नेईल १ 
। ११ हे देवा, त्‌ आमचा त्याग केला ना ! 
हे देवा, तूं आमच्या सैन्यांबरोबर चालत नाहींस. . 
शत्रूपासून तं. आमची सुटका कर; 
मनुष्याचे साहाय्य केवळ व्यर्थ आहे. 


| 














| १२ 


४३.जो कोणी बुद्धिमान असेळ त्यानें ह्या गोष्टींकडे । १३ देवाच्या साहाय्यानें आम्ही पराक्रम करू;. | 


[ दाविदाचे संगीत स्तोत्र ] 
१ ह्वे देवा, माझें मन स्थिर आहे; 
मी गाडन, मी जिवेंभावें स्तोत्र गाईन. 
२ हे सतारी, हे वीणे, जागत व्हा; 
मी प्रभातेला जागे करीन. - 


राष्ट्रमध्यें तुझी स्तोत्रे गाईन, 
४ कारण तुझी दया आकाशाहून उंच आहे. 


तोच आमच्या झश्रूस तुडवून टाकील, 
१०१९ (मुल्य गवय साठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ हे माझ्या स्तुतिपात्र देवा, मौन धरू नको; 
२ कारण दुष्टांनीं व कपटी जर्नानी मजवर तोंड 
सोडिले आहे; 

ते खोडसाळ जिव्हेनें मजविरुदध गोठले आहेत. 

३ त्यांनी मजवर, द्वेषयुक्त शब्दांचा वर्षाव केला आहे. 
ते मजशी विनाकारण शगढले, 

४ भी प्रेम करीत असतां ते माझा. विरोध करितात;: 
म्री तर प्रार्थनेत मभ असतो. 

५ मी केलेल्या बर्‍्याची फेड त्यांनीं बाइटाने केली,. 

६५५ 


स्तो० १०९४५-११०११ 


स्तोत्रसंहिता 





व माझ्या प्रेमाची फेड द्वेषाने केली. 
६ त्याजवर दुर्जनाला अधिकारी नेम; 
त्याच्या उजव्या हाताकडे विरोधी उभा राहो. 
७ त्याचा न्याय होईल तेव्हां तो अपराधी ठे, . 
आणि त्याची प्रार्थना पापरूप ठरो. 
८ त्याचे दिवस थोडे होवोत; 
त्याचा हुद्दा दुसरा घेवो. 
९ त्याचीं मुलें अनाथ होबोत, 
व त्याची बायको विधवा होवो. 
१० त्याचीं मुलें भटकत फिरोत, 
आणि तीं. आपल्या उजाड झालेल्या वस्तींतून 
बाहेर पडून अन्नान्न करोत. 
११ सांवकार त्याचें सवेस्व हिरावून घेवो; 
त्याची काची कमाई परके लटोत. 
१२ त्याजवर कोणीहि दया न करो: 
त्याच्या अनाथ' मुलांची कींद कोणालाहि न येवो. 
१३ त्याचा कुलक्षय होवो; 
पुढल्या पिढींतं त्याचा नामनिदेश न होवो. 
१४ त्याच्या वडिलांच्या अधमोचें परमेश्वराला 
- स्मरण राहो; 
त्याच्या आईचें पातक पुसून न जावो. 
१५ त्यांचीं पातके परमेश्वरापुढे सदा राहोत, 
तो पृथ्वीवरून त्यांचें स्मरण नाहींसें करो. 
१६ कारण त्या मनुष्याला दया करण्याचें भान 
राहिलें नाही, 2 
तर दीन, दरिद्री. व घाबरलेल्या माणसांचा 
वध करण्यासाठी : शिरी 
तो त्यांच्या पाठीस लागला. 
१७ शाप देण्याची त्याला आवड असे 
म्हणून तो शाप त्यालाच लागला; 
आश्यीवाद देण्याची त्याला आवड नसे, 
म्हणून तो आशीर्वादाला मुकला. 
१८ झाप देणें ह्या त्याचा पेहराव. बनला होता, 
तें त्याच्या पोटांत पाण्यासारखे - 
.: -व॒ त्याच्या हाडात तेलासारखे भिनून गेळें. 


1१9९ 





। १९ तें त्याला पांघरावयाच्या वल्नाप्रमाणे होवो, 


नेहमीं वापरावयाच्या कंबरपट्टयाप्रमाणें ते त्याला 
जखहून राहो. 
२० माझ्या बिरोध्यांस, मजविरुद्ध वाहेट बोलणाऱ्यांस 
परमेश्वराकडून हेंच प्रतिफळ मिळो. 
२१ हे परमेश्वरा, हे प्रभू, तू आपल्या नामाकरितां 
मला वागवून घे; 
तुझी दया उत्तम आहे म्हणून तू मला सोडीव. 
२२ कारण मी दीन व दरिदी आहे; 
आणि माझें हृदय बिव्हळ झालें आहे. 
२३ उतरत्या सावलीप्रमाणें मी चाललो आहे; 
मी टोळाप्रमाणें उडविला जात आहें. 
२४ उपासानें माझे गुडघे लटपटत आहेत; 
माझें शरीर रोड होऊन मला शक्ति राहिली नाहीं. 
२५ मी लोकांस निंदेचा विषय झालों आहें; 
मला पाहून ते माना हालवितात. 
२६ हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, माझें साहाय्य कर; 
तूं आपल्या दयेस अनुसरून मला तार. 


२७ हे परमेश्वरा, ह्यांत तुझा दात आहे, 


हं तूंच केलें आहे असें ते जाणोत. 


| २८ ते शाप देतात पण तूं आशीर्वाद देतोस; 


ते उठतील तेव्हां लज्जित होतील, 
परंतु तुझा सेवक हर्षित होईल. 

२९ माझे विरोधी अपमानाने व्याप्त होतील, 
झग्याप्रमाणे ते लज्जा पांघरितील. 


| ३० मी आपल्या सुखाने परमेश्वराचे बहुत उपकार- 


स्मरण करीन, 
लोकसमाजांत त्याला स्तवीन. 
३१ कारण दरिद्याचा जीव दोषी ठरविणारे जे आहेत 
त्यांपासून त्याचा बचाव करावयासाठीं, 
तो त्याच्या उजव्या हाताकडे उभा असतो. 


[ दाविदाचे स्वोतर ] 


१ झराझ्या प्रभूला परमेश्वर म्हणतो, 
मी तुझे वैरी तुक्ष पौदासन करीपर्यंत तूं माझ्या 


६५६ 


स्तोत्रसंदिता 


स्तो ० श्‌ श्‌ ०११ ह, १२९४८ 





उजवीकडे बैस. . चट 
२ परमेश्वर तुझें बलवेश्न सीयोनांतून पुढें नेऊन म्हणतो, 
तू. आपल्या शजरुंवर प्रभुत्व कर. 
४ तुझ्या पराक्रमाच्या दिवशीं तुझे लोक संतोषानें 
पुढें होतात. 
पावित्र्याने मेडित झालेले तुझे तरुण पहाटेच्या 
दहिंवरासारखे तुला येऊन मिळतात. 
४ परमेश्वराने शपथ वाहिली आहे आणि ती तो 
बदलणार नाहीं 
ती अशी की मलकीसदेकाच्या . संप्रदायाप्रमाणे 
युगाबुयुग याजक आहेस. 
५ तुझ्या उजव्या हाताकडे असळेला प्रभु 
आपल्या क्रोधाच्या दिवशीं राजास मारीत आहे. 
६ तो राध्रांत न्यायाधिसी करील; 
रणभूसि प्रेतांनी भरील; 
चोहोकडे मस्तर्के फोडील. 
७ मार्गानें चारत असतां तो ओोहोळांतळें पाणी 
पिह, 


आणि आपलें डोकें वर करील, 


१ परमेशेराचें स्तवन करा. 
६१% परळ जनांच्या सभेत व मंडळींत 
मी अगदीं मनःपूर्वक परमेधराचें 
उपकारस्मरण करीम. * 
२ परमेश्वराची ृत्यें पोर आहेत, 
ज्यांस तीं आवढतात ते सर्व त्यांचा 
छोघ करितात. - 
३ त्यांची करणी साक्षात प्रताप ष. महिमा आहे. | 
त्याचें न्याय्यत्व सर्वकाळ टिकून राहते: | 
४ आपल्या अद्भुत हृत्यांथें स्मरण राहाबें असें त्यानें 
केलें आहे; 
परमेश्वर हृपाव्ठ ग कन्हवाळू आहे. . । 
५ त्यानें आपळें मय घरणाऱ्यांस अन्न दिळें आहे; । 


६ त्यानें आपल्या. लोकांस राष्ट्रं, वतनादाखळ देऊन 
आपल्या कृत्यांचें सामर्थ्य दाखविें आहे. 

3 त्याच्या हातची कृत्यें साक्षात्‌ सत्यं व न्याय आहेत; 
त्याचे सव विधि विश्वसनीय आहेत. 

८ ते सदासवेकाळ अढळ असे आहेत. 
ते सत्याने व सरळपणानें नेमिलेळे आहेत. 

९ त्यानें आपल्या लोकांस उद्धारदान पाठवून 

दिलें आाक्दे; 
त्यार्ने आपला करार सर्वेकाळचा नेमिळा आहे. 
त्याचें नाम पवित्र व भययोग्य आहे. 
१० परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा उगम होय. | 

त्याप्रमाणें जे वर्ततात त्या सर्वास धुबुद्धि प्राप्त होते. 
त्याचें स्तवन सवेकाल चालतें. 


१ पैरमेश्वराचें स्तवन करा. 
जो मनुष्य परमेश्वराचे मय भरितो 
आणि ज्याचा ढर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे. 
तो धन्य ! 
२ त्याची संताति एथ्वीवर पराक्रमी होईल; 
सात्विकांचा वैश्ञ आझीवादयुक्त होईल. 
३ धनसंपदा त्याच्या घरी असते; 


११२ 


५ जो मुष्य दया करितो व उसने देतो. त्याचें 
कल्याण शेर्ते; 

तो भ्यामसतेत खपल्या बादाचे समर्थन करी. 
६ तो बर्षींहि ढळणार नाही; | 

थार्मिकाचें स्मरण सर्वेकाळ राहतें. 
७ तो वाहेट बातमीला भिणार नाहीं 

त्याचें मन परमेश्वरावर: भाव ठेवून अढळ राहतें 
८ त्याचें मन स्थिर असतें 





_तो आपला करारसदास्मतो. | 
१ मुळांत: हालेडया. 
ड्‌ 


६५७ 


-. लावतेस शाकची सति भागल्या इच्होमणे ._.-.. 
१ झुळांत : हालेल्या ७ 


त्तो> १९२:८-११५:५६ ________ तोत्रसहिाता__________________ 


स्तोत्रसंहिता 





झालेली पाहीपर्यंत तो डगमगणार नाहीं. 
९ त्यानें सढळ हातानें गरिबांस दानधर्म 
केला आहे. 
त्याची धार्मिकता सर्वकाळ राहील 

त्याचें शिंग गौरवयुक्त होऊन-उन्नत होतें. 

१० हें पाहून दुर्जन खिन्न. होतील 
ते दांतओोठ चावतीलळ पण विरघळून जातील; 
दुर्जनांची इच्छा नष्ट होईल. 


१ पेरमेश्वराचें स्तवन करा. 
५१४ परमेश्वराच्या सेवकांनो 
स्तवन करा 
परमेश्वराच्या नामाचे एतवन करा. 
२ आतांपासून सवेकाळ 
परमेश्वराच्या नामाचा धन्यवाद होवो. 
३ सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपर्यंत 
परमेश्वराचे आहे. 
४ परमेश्वर सर्व राष्ट्रांहून उन्नत आहे. 
त्याचें वैभव आकाशाहून उंच आहे. 
- ५ परमेश्वर आमचा देव याच्यासारखा कोण आहे? 
तो उच्च त्यळी सिंहासनारूढ आहे. 
६ तो आकाश व पृथ्वी यांचें अवलोकनं करण्यास 
ल्वतो 


७ तो दौनांस धुळींतून उठवितो, 
दरिद्यांस उकिरब्यावरून उचलितो; 
८ आणि त्यांस अधिपतींच्या, 
. . आपल्या लोकांच्या अधिपतींच्या, पंक्तीसं बसवितो. 
९ तो वांश ल्ियेळा एृहिणी करून 
मुलांची आनंदी माता करितो. 
परमेश्वरीचें स्तवन करा. 


१ इस्राएल मिसर देद्यांतून निघाला, 
५१ ९ यांकोबाचें धराणें परकी भाषा बोल- 
णाऱ्या लोकांतून निघाले, 
२ तेव्हां यहूदा त्याचें पवित्रस्थान झाला, 
१ झुळांत: हाठेदया. 
६५८ 


इस्राएल त्याचें राष्ट्र झाला. 
३ हें पाहून समुद्र पळाला; 
यार्देन मार्गे हटली. 
४ पवेतांनीं मेंढ्यांसारख्या, 
टेकड्यांनी कोकरांसारख्या उल्धा मारिल्या. 
५ हवे समुद्रा, तुला काय झालें म्हणून तूं पळतोस १ 
यार्देने, तुला काय झालें म्हणून तूं मागें हटतेस १ 
६ अहो पवेतांनो, तुम्हांठा काय झालें म्हणून तुम्दी 
मेंढ्यांसारख्या उद्या मारितां £ 
अहो टेकब्यांनो, तुम्हांला काय झारे म्हणून तुम्ही 
: कोकरांसारख्या उड्या मारितां ? 
७ अगे पृथ्वी, तूं प्रभूसमोर, 
याकोबाच्या देवासमोर, थरथरां कांप. 
८ तो खडक पालटून पाण्यांचें तळें करितो, 
गारेचा खडक पालटून पाण्याचा झरा करितो. 


दु 4 हवे परमेश्वरा, आमचें नको, आमचें नको, 
१११९१ तर आपल्या नामाचेंच गौरव कर, 
कारण तूं दयाळू व सत्य आहेस. 
२ यांचा देव कोठें आहे ६ 
असें राष्ट्रांनीं कां म्हणावें £ 
३ आमचा देवं स्वर्गात आहे; 
त्याला बरें वाटतें तें सर्वे तो करितो. 
४ त्यांच्या मूर्त केवळ सोनेंरपें आहेत; 
त्या मनुष्यांचा हातच्या कृति आहेत. 
५ त्यांस तोंड आहे पण बोलतां येत नाहीं; 
त्यांस डोळे आहेत' पण दिसत नाहीं; 
६ त्यांस कान आहेत पण ऐकूं येत नाही; 
त्यांस नाक आहे पण वास येत नाहीं; 
७ त्यांस हात आहेत पण स्पर्श करतां येत नाही; 
पाय आहेत पण चालतां येत नाहीं; 
त्यांच्या कंठांतून शब्द निघत नाहीं. 
८ त्या बनविणारे व त्यांवर भाव ठेवणारे सर्व 
: त्यांसारखे बनतात. 
९ हे इक्लाएला, परमेश्वरावर भाव ठेव; 
तोच त्यांचा साहाय्र्यकता व त्यांची ढाल आहे.. 


स्तोत्नसंदिता _____________________स्तॉकसटेता_______त्तो० १९५१०३१६१५ स्तो» ५१५३१० ११६:१५ 





तुमची व तुमच्या मुलांची वाढ' करील. 


१० हे अहरोनाच्या: घराण्या, - परमेश्वरावर भाव ठेव; मुक्त कर. 
तोच त्यांचा साहाय्यकतो व त्यांची ढाल आहे. ५ परमेश्वर कृपाळू व न्यायी आहे; 
'4१.अहो परमेश्वराचे भय धरणाऱ्यांनो, परमेश्वरावर आमचा देव कन्हवाळू आहे. 
भाव ठेवा. हट ६ परमेश्वर भोळ्याचें रक्षण करितो; 
तोच त्यांचा साहाय्यकता-व त्यांची ढाल आहे. ; __ भी दीनावस्थेंत होतो तेव्हां त्याने माझा उद्घार केला. 
१२ परमेश्वराने आमची आठवण केली आहे; तो | ७ हे माझ्या जिवा, तू आपल्या विश्रामस्थानीं परत ये, 
आक्षीर्वौद देईल, कारण परमेश्वराने तुजवर बहुत उपकार 
इस्लाएलाच्या घराण्याला आशीर्वाद. देईल केळे आहेत. 
अहरोनाच्या घराण्याला आशीवाद. देईल. ८ तूं माझा जीव मरणापासून, . 
१३ परमेश्वराचे भय धरणाऱ्या लह्मानथोरांस - माझे डोळे अश्रूंपासून | 
तो आशीर्वाद. देईल, माझे पाय ठेचाळण्यापासून रक्षिले आहेत. 
१४ परमेश्वर तुमची वाढ करील, ९ जीवंतांच्या भूमीवर मी. परमेश्वरासमोर चालेन. 


१० मी फार पीडित आहें, असें मी. म्हणतों; 


१५ आकाश व परथ्वी हीं निर्माण करणाऱ्या परमेश्वराचा तरी देवावर माझी श्रद्धा -आहे. 


तुम्हांस आश्रीर्वाद असो; 
१६ स्वर्ग तर परमेश्वराचा आहे; 
पण पृथ्वी त्यानें मानवजातीला दिली आहे. 
१७ मेलेले, नि:शब्दस्थानीं उतरलेले, कोणीहि 
परमेश्वराचे स्तवन करीत नाहींत. 


११ मी अधीरपणे म्हणालो कीं 
सवे मनुर्ष्ये लबाड आहेत. 

१२ प्रमेश्वराने मजवर केलेल्या उपकारांचा 
मी कसा उतसई होऊं £ 

१३ मी तारणाचा प्याला हातीं घेऊन 


१८ पण आम्ही आतांपासून सवेकाळ 'परमेशाचा धन्य- । : परय्ेश्वराच्या नामाचा धावा करीन. 


वाद करीत राहूं... . 
परमेश्वेराचें स्तवन करा. 


१ मी परमेश्वरावर प्रेम करितो 
१9६ कारण तो माझी विनवणी ऐकतो 
२ त्यानें आपला कान मजकडे 
लाविला आहे, 
म्हणून मी जन्मभर त्याचा धावा करीन. 
३ मृत्यूच्या बंधनांनीं मला वेट्टिलें, 
अघोलोकच्या यातना मला झाल्या, 
पेच व केश हीं मला प्राप्त झालीं. 
४. तेव्हां मी परमेश्वराच्या नामाचा धावा 
करून म्हणालो 


१४ परमेश्वराला केलेले नवस 
'मी त्याच्या सवे लोकांसमक्ष फेडीन. 

१५ परमेश्वराच्या दृष्टीने र 
त्याच्या भक्तांचे मरश अमोल आहे. . 

१६ हे परमेश्वरा, मी खरोखर तुझा दास आहें; 
मी तुझा दास; तुझ्या दासीचा पुत्र आहें; . 
तूं माझीं बंधने सोडिलीं आहेत. 

१७ मी तुला उपकारस्मरणरूप होमबलि अर्पीन, . 
परमेश्वराच्या नामाची घोषणा करीन. 

१८ मीं परमेश्वराला केळेले नवस 
त्याच्या सवे लोकांसमक्ष फेडीन, 

| १९ परमेश्वराच्या मंदिराच्या अंगणांत, 

हे यरुकलेमा, तुझ्यामर्ध्ये ते फेडीन. 


हे परमेश्वरा, तुला मी, विनवितो कीं माझा जीव । > प्ररमेश्वंराचे स्तवन करा. . : 


१ मुळांत $ हालळेळ्या 


१ मुळांत : हाळेल्या. 
६५९ 


श्वो> ११७१-११८ 


त्याची दया सनातन आहे. 

२ आतां इक्याएलारसें म्हणावें कॉ 

- त्याची दया सनातन आहे. : : :.. ' 

४ भहरोनार्‍या घराण्याने म्दणावें कॉ. 

४ परमेश्वराचे भय परणाऱ्यांनींम्हणावे की: : 
त्याची दया सनातन आहे. 

५ अडचणीच्या स्यलांतून मी परमेश्वसचा सावा केला. 
तो ऐकून. परमेश्वराने मला. प्रशस्त 'स्थली, नेलें 

९ फरमेश्वर माझ्त्मा पक्षाचा आहे; मी. मिणारः नाही 

, . मनुष्य मार्श काय करणार १ :- : 

७ माझा साहाय्यकतो- परमेश्वर' माझ्या. पक्षाचा आहे; 
माझ्या द्वेष करणार्‍यांची दशा ! 

मी डोळे मरुन पाहीन, 

९ भधिपतींवर भरबसा ठेवण्यापेक्षा 
परमेश्वराला शरण जार्दे टें बरें - 

१५ सर्व राष्ट्रंनीं मला घेरिळें आहे; 
परमेश्वराच्या मामाने मी_त्यांचा उच्छेद करीन 

११ त्यांनी भला घेरिकें आहे;. अहो, मला घेरिलें आहे; 
परमेश्वराचे नाम घेऊन मी. त्यांचा उच्छेद करीन. 

१९ स्वांनीं मला मधमाशांप्रमाणे घेरिळें आहे 
कांटषणाच्या आगीप्रमाणे तें-विशून जातील, 
परमेश्वराच्या नामाने मी. त्यांचा. -उच्छेद करीन. 
१ मुळात : दालेल्या र 





१३ मीं पडावें म्हणून तूं मला जोरानें घक्का दिला, 
पण परमेश्वराने मला सावरिलें. 


तो माझा उद्घारक झाला आहे. 
१५ उत्सवाचा व तारणाचा शब्द 
धार्मिकांच्या वस्तींत आहे; 
परमेश्वराचा उजवा हात पराक्रम करितो. 
१६ परमेश्वराचा उजवा हात उभारिलेला आहे; 
परमेश्वराचा उजवा द्यात पराक्रम करितो. 
१७ मो मरावयाचा. नाहीं, मी जगणार; 
आणि परमेश्वराच्या कृत्यांचे वर्णन करणार. :. . 
१८ परमेश्वराने मला जबर झासन- केर्ले; - 
तरी मला स्रृत्यूच्या हवाली केलें नाहीं. : 


; १९ मजसाठीं धार्मिकतेची द्वारे उघडा; _ . 


मी त्यांतून प्रवेश करून.. परमेश्वराचे -उपकारस्मरण 
करीन. 
२० हें परमेश्वराचे द्वार आहे; 
यांतून धार्मिक जन. प्रदेश करोत. '- 


२१ तूं माझें ऐकलें आहे, 


तू माझा तारक झाला आहेस, । 
यास्तव मी तुझें उपकारस्मरण करितों. . 
२२ बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला दगढ 
कोनशिला झाला आहे. 
२३ हॅ परमेश्वराच्या हातून घडलें आहे; 
हें आमेच्या दृष्टीनें अद्भुत कृत्य आहे. 
२४ परमेश्वराने हा दिवस नेमिला आहे; - 
यांत आपण उद्लास व आनंद करू 
२५ हे परमेश्वरा, तुला विनवितों की आमचा उद्धार कर. 
हे परमेश्वरा, तुला विनवितों कीं आम्हांस संपदा दे 
२६ परमेश्वराच्या नामाने येणाऱ्याचा घन्यवाद होवो. 
परमेश्वराच्या मंदिरांतून आम्ही तुम्हांस आशीवीद 


-| २७ प्रकाश दिला आहे, त्यानें आम्हास प्रकाश दिळ 


उत्सवाचा यज्ृप्च वेदीच्या रिंगांस 
दोऱ्यांनीं बांधा. 


६६ 


स्तो» ११८५२८-११९५२८ 





* रेड तूं माझा देव आहेस; 
मी तुझें उपकारस्मरण करीन; 

_ हे माझ्या देवा, मी तुझी थोरवी गाईन. 

२९ परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा; तो चांगला आहे; 
त्याची दया सनातन भाहे. 

1. वी १ अन्य ते जन, जे. आपलें. वतन चोख 
५१९ ठेवून | १ 
परमेश्वराच्या झाक्ाप्रमाणे चालतात. 

२ धन्य.ते.जन, जे त्याचे निर्बंध पाळून . . 
त्याला मनःपूवेक शरण जातात. 

३ ते कांहीं अधर्माचरण करीत नाहींत;. . . 
तर त्याच्या मार्गीनें चालतात. 

४ तुझे विधि आम्हीं मनःपूर्वक पाळावे 
म्हणून तं ते आम्हांस लावून विळे आहेत. :: 

५ तुझे नियम पाळावयासाठी : - माझही. चालचलणूक 

व्यवस्थित असावी. “. 
हॅच माझें मागणें आहे. 

६ मीं तुह्या सवे आहांकडे लक्ष पुरविळें 

:. तर मी फजीत होणार नाही 


७ तुह्या रास्त निर्णयांचे: ज्ञान. मी प्राप्त करून. घेईन |. :: 
“| २९३ अधिपतिहि बसून आपसांत - मजविरुद्ध बोळतात; | 


___ तेव्हां मी सरळ मनानें तुझें स्तवन करीन 
८ मी तुझे नियम पाळीन; . . -. .: 
माझा सवेस्वी त्याग करूं नको. : 


« तरुण मपला वर्तनक्रम कशाने शद्ध राखील ? 
तुक्या वचनाप्रमाणे सावधान राहण्याने. 

१० सवे मनानें तुला मी शरण आले आहें; 
तुह्या आह्ञांपासून मला बहकूं देऊं नको. 

११ मीं तुझ्याविरुद्ध पाप करूं नये 
ग्दयून मी आपल्या मनांत तुझें वचन जपून 


तुह्या तोंडच्या सर्वे निर्णयांचे निवेदन करितो. 
१४ तुझ्या निर्बेघांचा मार्ग हीच माझी धनसंपदा, . 
असें मानून मो अत्यानंद करितों. : : 


-१५ मी तुझ्या विधींचे मनने करीन, ' 


तुझ्या मार्गाकडे लक्ष देईन. 


१६ मी तुझ्या नियमानीं सुख पावेन; 


मी तुझें वचन विसंरावयाचा नाहीं. 


१७ आपल्या दासाला औदार्य दाखीव, 
म्हणजे मी जिवंत राहून तुझें वचन पाळीन. 


| १८ तूं माझे नेत्र उघड 


म्हणजे तुझ्या शाखत्रांतील अद्भुत गोष्टी माझ्या 
दृष्टीस पंडतील. 
१९ मी ग्रा:जगांत केवळ प्र्रासी आहें 
तुत्या आहा मजपासून युप्त ठेवू. नको, 
२०- तुझ्यः निर्णयांची सवेदा उत्कंठा: घरून . 
माझा जीव कासावीस झाला भाहे. 
२१ गर्विष्ठांस तूं .धमकावितोस. 
ठुव््या आह्ञांपासून बद्दकणारे- शापित भाहेत. 
२९ निंदा व तिरस्कार मजपासून. वूर कर;. ; 
कारण मी तुझे निर्बंध पाळितों. 


पण तुझा दास तुझ्या नियमांचे मनन करितो. 
२४ तुझे निर्बंध मला फार गोड आहेत. . 
ते माझे मंत्री आहेत. र 


1 ९५ माझा जीव धुळीस मिळाला आहे; . 


त. आपल्या वचनाप्रमाणे. मळा नवजीवन दे. 
२६ मी आपला. वर्तैनक्रम तुजपुढें. मांढिळा: आणि तू 
माझें ऐकटें, 
व. आपले नियम मला शिकीव. 
२७ तुझ्या विधींची पद्धति महा समजावून दे, 
म्हणजे मी तुझ्या अद्भत इत्यांचें मनन करीन. 
आपल्या वचनाप्रमाणे मळा आषार दे. 


६९१ 


स्तो« '११९८२१-५९ ह जे 





न असत्याचा मार्ग मजपासून दूर करं; - . 
- कृपाळू होऊन तुझें शत्र मठा दे. .. 
३० मीं सत्याचा मागे निवडिला आहे; । 
मीं तुझे निर्णय आपल्यासमोर ठेविळे आददेत- 
२१ मी तुझे निर्बंध धरून राहिलों. आहें; 
हे परमेश्वरा, मला फजीत.होऊं देळं. नको 
३२ तूं माझें मन विकसित करतोस. 
म्हणून मी तुझ्या आक्ञांच्या मार्गानें धावतो. 


३३ हे परमेश्वरा, तूं आपल्या नियमांचा मागर मला 


म्हणजे तो मी झेवटपर्यंत घरून राहीन 
३४ मला बुद्धि दे,'म्हणजे मी तुझें शाक्र पाळीन; 
खरोखर पूर्ण मनोभावे तें मी पाळीन 
३५ तूं आपल्या आह्ञांच्या मागोने मला चालीव! 
त्यांतच माझा सुखानंदं आहे. 
३६ माझ्या मनाचा कळ लाभाकडे नको, तरू: तुझ्या 
निर्धघांकडे होऊं दे. क ऱ् 
३७ निरर्थके गोष्टींपासून माझी दृष्टि फिरीव: 
ठुह्या मागात मला उसेजित कर... : 
३८ तूं आप्रलें भय घरणाऱ्यांस दिलेलें वचन '- 
अपल्या दासासंबंधारने खरें कर. ः 
३९ मला' निंदेचें भय आहे म्हणून ती दूर कर; 
तुझे निर्णय उत्तम आहेत. 
४० पाहा, मला तुझ्या विधींचा ध्यास 
लागून राहिला आहे! 
तूं आपल्या न्याग्यत्वाने मरा उत्तेजित कर 


४१ हे परमेश्वरा प्रेमयुक्त दया मला” प्राप्त होवो. 
तुझया वचनानुसार तूं सिद्ध केलेलें तारंणं मला 
प्राप्त होवो; 
४२ म्हणजे माझी निंदा करणाऱ्यासं 
कारणं तुझ्या वचनावर माझे भरवसा आहें. 
४३ तूं आपलें सत्यवचन' त्माझ्या मुखांतून * सर्वथा 
नाहींसें होऊ देऊ 6 


कारण मीं तुझ्या निर्णयांची आश्या घरिली आहे. 
४४ तेणेंकरून मी तुझं शात नित्यनेमाने 
सदासवेकाळ पाळीत राहीन. 
४५ मी मोकळेपणाने चाठेन, 
कारण मीं तुझ्या विधींचा आश्रय केला आहे. 
४६ मी राजांसमोरसुद्धां तुझे नि्बंथ सांगेन, 
'संकोच धरणार नाहीं 
४७ मी तुझ्या आज्ञांमध्यें पूर्णोनंद मानीन, 
त्यां मला प्रिय आहेत. 


४८ तुझ्या आज्ञा मला प्रिय आहेत म्हणून मी आंपळे 


हात उभारीन 
आणि तुझ्या नियमांचे मनन करीन. 


४९ लू आपल्या दासाला दिठेळें वचनं आठीव, 
कारण तूं मेला आशा लाविली आहे. 
५० तुझे वचन मेला उत्तेजित करिते; 
हॅच माझ्या दुःखांत माझें सांत्वन आहे. 


* | ५१ गर्विष्ठांनीं भाझा फार उपहास केला, 


तरी मी तुझ्या शास्रांपासून बंहकलों नाही. 
५२ हे परमेश्वरा, तुझे पुरातन निर्णय आठवून 
:मी संमाघान पावलो आहें. : 


"५३ दुर्जन तुझ्या शात्राचा घिक्कार करितात, 


म्हणून मला. फार संताप येतो. 
५४ माझ्या संसारयात्रेत 
तुझे नियम मला गीतरूप झाले आहेत. 
५५ हे परमेश्वरा, मीं. रात्रीं तुझ्या नामारचें स्मरण करून 
तुझें शत्र पाळिळे आहे. 
५६ मी तुझे विधि आचरितों 
त्यांपासूनंच माझें हित झालें. 


५७ परमेश्वर माझा वतनभाग आहे; 
तुझीं वचनें पाळण्याचा मीं निश्वय केला आहे. . 
५८ मीं अगदीं मनापासून तुझा प्रसाद याचिला आहे 
आपल्या वचनाप्रमार्णे मजवर कृपा कर. 


| ५९ आपल्या वर्तेनक्रमाविषयी विचार करून र्म 


६६९ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो> ११९:५९-८८ 





तुक्या निबैधांकडे पांवळें फिरविली. 


६० मी तुझ्या आक्ञा पाळण्याविषयीं उतावळा झालों, 


मीं विलंब लाविला नाहीं. 
६१ दुजेनांच्या पाशांनीं मला वेष्टिलें, 
तरी मी तुझे शाक विसरलो नाहीं. 
६९ तुझ्या रास्त निणेयांबद्दळ ' 
तुझें उपकारस्मरण करावयास 
मी मध्यरात्री उठतो. - 
६३ तुझें भय धरणार्‍या सर्वांचा, 
तुझे विधि पाळणाऱ्यांचा, मी सोबती आहें 
६४ हे परमेश्वरा, तुझ्या दयेने एथ्वी भरली आहे 
तू आपळे नियम मला दिकीव. 


६५ हे परमेश्वरा, तू आपल्या वचनाप्रमाणे 
- आपल्या दासाचें हित केठें आहे. 
६६ सद्विवेकव ज्ञान मला दे, _. 
कारण तुझ्या आज्ञांवर माझी निष्ठा आहे. 
. ६७ मी पीडित झाल्यापूर्वी मटकत असें, 
पण आतां मी तुझे वचन पाळीत आहें. 
६८ तूं चांगला आहेस, तूं चांगळें करितोस. 
सुझे नियम मला शिकीव. 


६९ गर्विछ्ठंनीं मजवर खोटा आरोप आणिला आहे; 
तथापि मी अगदीं मनापासून तुझे विधि पाळीन. 


० त्यांचें मन कठीण झालें आहे; 
मी तर तुझ्या शात्रांत रमून गेलों आहें. 
७१ मी पीडित झाल्यामुळें मार्श बरें झालें; 
कारण तेणेंकरून मी तुझे नियम शिकलो. 
७२ सोन्यारप्याच्या लक्षावधि नाण्यांपेक्षां . 
तुझ्या मुखींचें श्ाक्ल मला मोलवान्‌ आहे. 


७३ तुझ्या हातांनी मला निमोण केलें व घडिलें; 
तुझ्या आज्ञा शिकण्यास मला बुद्धि दे. 
, ७४ तुझें भय घरणारे मला पाहून इषे पावोत; 


कारण मीं तुझ्या वचनाची आज्ञा धरिली आहे. 


७५ हे परमेश्वरा, तुझे निर्णय न्यायानुसार आहेत, 


आणि सत्यास अनुसरून तू. मला. पीडिले. आहे. 
हें मी जाणतो. 
७६ तू आपल्या सेवकाला दिलेल्या वचनानुसार 
तुझ्या प्रेमयुक्त दयेने मला सांत्वन प्राप्त होऊं दे. 
७७ मजवर करुणा कर म्हणजे मी जगेन; 
कारण तुर्झे शास्र माझा पूंणानंद आहे.. 
७८ गर्विष्ठ फजीत होवोत, कारण, त्यांनीं लबाडीने 
माझा अन्याय केला आहे; 
मी तुझ्या विधीर्चे. मनन करीन. 
७९ तुझें भय धरणारे माझ्याकडे पाहोत, 
म्हणजे त्यांस तुझे निर्वघ- कळतील, 
८ मीं लजित होऊं नये 
म्हणून माझें चित्त' तुझ्या .नियमांकडे एकनिष्ठपणें 
लागूं दे. 


८१ तूं सिद्ध केलेल्या तारणाची उत्कंठा घरून माझा जीव 
व्याकुळ झाला आहे; 
मी तुझ्या वचनाची आश्या धरितो. 
८९ तुझ्या वचनांचा घ्यास लागून 
माझे डोळे दिणळे आहेत; 
तूं माझें सांत्वन केव्हां करिशील १ 
असें मी म्हणत आहें. 
८३ धुरांत ठेविलेल्या बुघलीसारखा मी झालों आहें; 
तरी मी तुझे नियम विसरलों नाहीं. 
८४ तुझ्या सेवकाचे दिवस कितीसे उरले आहेत ? 
माझ्या पाठीस लागणाऱ्यास 
'तूं कधीं न्योयदंड करिश्ील 
८५ गर्विष्ठ तुझ्या शात्राप्रमाणें चालत नाहींत; 
त्यांनी मजसाठीं खाचा खणून ठेविल्या आहेत. 
८६ तुझ्या सवे आज्ञा सत्य आहेत; 
ते लबाडीने माझ्या पाठीस लागले आहेत, वू 
मला साहाय्र्य कर. 
८७ त्यांनीं पथ्वीवरून माझा बहुतेक नायनाट केला; 
तरी मीं तुझे विधि सोडिले नाहींत. 
८८ तूं आपल्या सम्रेम दयेने मला नवजीवन दे, 


६६३२ . 


श्तो> ११९:८८-११६ 


स्तोत्रसंहिता 





ग्दणजे मी तुह्या मुखींचे निर्बध पाळीन. 
<९ हे. परमेश्वरा, तुझें. वचन स्वगौत सर्वकाळ स्थिर 
आहे. 


९« तुझी सत्यता पिढ्यानपिढ्या आहे; 
तूं एथ्वी स्थापिली व ती' तशीच कायम आहे. 
९१ तीं तुझ्या. निर्णयांप्रमाणें आजपर्यंत 
कायम राहिली आहेत; 
कारण सर्व कांहीं तुझी सेवा करीत आहेत. 
९२ तुझ्या शाक्राच्या ठायी मळा आनंद वाटला नसता 
-तर माह्या दुःखांत माझा अंत कधींच झाला 
असता. 
९३ तुझे विधि मी कधीहि बिसरणार नाही; 
कारण तूं त्यांच्या योगें मला नवजीवन दिलें आहे. 
९४ मी तुझा आहें, माझें तारण कर; 
कारण मीं तुझ्या विषींचा आश्रय केला आहे. 
९५ दुर्जन भाझा नाश करावयास टपळे आहेत 
तरी मी तुझे निर्बथं घ्यानांत धरीन.  . 
९६ सर्वे पूर्णतेला मर्योदा आहे हें मी पाहिळें आहे; 
तुझी आश्ञा अत्यंत व्यापक आहे; 


९७ अहाद्वा, तुझें शात्र मला किती प्रिय आहे! 
दिवसभर त्याकडे भाझें लक्ष लागलेले असतें. 
तुह्या आज्ञा मला आपल्या वैऱ्यांच्यापेक्षां 
हाणें करितात; 
कारण त्या सदोदित माझ्याजबळच आहेत. 
९९ माझ्या सवे शिक्षकांपेक्षा मठा अधिक समज 
ी आहे; - 
कारण मी तुझ्या निर्षंधांचें मनन करितो. 
१०० वयोवृद्धांपेक्षां मला अधिक कळतें; 
कारभ मी तुझे विधि पाळितों 
१०१ तुझें वचन पाळावें म्हणून 4 
मी. आपलें पाऊळ हरएक  कुमार्यापासून आढरितों 
१०२ तुझ्या निर्णयांपासून मी. कळलें नाही. 
कारण तूं मला दिकविें. आहे. 


१०३ तुझी वचनें माझ्या जिव्हेला किती मधुर 
-. लागतात ! 
माझ्या तोंडाला तीं मधापेक्षां गोड लागतात. 
१०४ तुझ्या विधींच्या द्वारें मला समज प्राप्त होतो, 
म्हणून मी प्रत्येक असत्यमागोचा द्वेष करितो. 


१०५ तुझें वचन माझ्या पावलांकरितां दिवा 
व माझ्या मार्गावर प्रकाश आहे. 
१०६ तुझे रास्त निर्णय पाळीन अक्षी शपथ मीं 


बाहिली आहे, 
ती मी खरी करीन. 
१०७ मी फार पीडलो आहें; 
हे. परमेश्वरा, तू. आपल्या वचनाप्रमाणे मला 
दे. 
१०८ हे. परमेश्वरा, माझ्या तोंडची वचने ही 
स्वसंतोषाचीं अर्पणे समजून मान्य कर; 
तुझे निर्णय मला क्षिकीव. 
१०९ मी आपला जीव नेहमीं सुठींत धरून आहें, 
तरी मी तुझें शत्र बिसरलों नाहीं. 


११० दुजनांनीं माझ्यासाठी पाश मांडिला आहे, 
तरी तुझ्या विधींपासून मी बहकलों नाहीं. 
१११ तुझे निर्बंध माझें सर्वकाळचें वतन म्हणून मीं 
स्वीकारिले आहेत; 
कारण त्यांच्या योगें माझ्या मनाला हर्षे होतो. 
१३२ तुझे नियम सर्वदा शेवटपर्यंत पाळण्याकडे 
मीं आपलें मन लाविलें आहे. 


११३ मी दुटप्पी मनुष्यांचा द्वेष करितो, 
तथापि तुझें शात्र मला प्रिय आहे. 


-| ११४ तूं माझा आश्रय व माशी ढाल आहेस; 


मी तुझ्या वचनाची आझा षरितों. 
११५ अहो दुष्कर्म्यांनों, मजपासून दूर व्हा; 
मी आपल्या देवाच्या आज्ञा पाळणार. 
११६ तूं आपल्या वचनानुसार मला संभाळ; म्हणजे 


« 
त 


६१ 


स्तोत्रसंहिता 


माझ्या आश्षेसंबंधाने मला फजीत होऊं 
देऊं नको. 
११७ मला आधार दे म्हणजे मी सुरक्षित राहीन, 
आणि तुझ्या नियमांवर निरंतर चित्त ठेवीन. 
११८ तुझ्या नियमांपासून बहकणाऱ्या सर्वाचा 
तूं घिकार करितोस; 
त्यांचें कपट निरर्थक आहे. 
११९ एथ्वीवरील सवे दुजनांस तू गळाप्रमाणें 
दर्‌ न 
यामुळें तुझे निर्बंध मला प्रिय आहेत. 
१२० तुझ्या भयानें माझ्या अंगावर कांटा उभा राहतो; 
तुझ्या निर्णयांस मी भितो. 


१२१ मीं न्याय व नीति भआावरिली आहे; 
माझ्या छळणाऱ्यांच्या हातीं 
मला सोडून देऊं नको. 
१२२ तूं आपल्या दासाच्या हितासाठी जामीन हो; 
गर्विष्ठांस माझा छळ कहूं देऊं नको. 
१२३ तूं सिद्ध केलेल्या तारणाची व तुझ्या न्याय्य 
वचनाची प्रतीक्षा करितां करितां 
माझे डोळे शिणले आहेत. 
१२४ तू आपल्या दासाला आपल्या दयेस अनुसरून 
वागवून घे. 
आणि तूं आपले नियम मला दिकीव. 
१२५ मी तुझा दास आहें, 
मला तुझ्या निर्बंधांचें ज्ञान व्हावे म्हणून मला 
बुद्धि दे. 
१२६ परमेश्वराने आपला 'हस्तपराक्रम दाखविण्याचा 
समय आला आहे; 
कारण त्यांनीं तुझ्या शाखार्चें अतिक्रमण 
केळें आहे; 
१२७ म्हणूनच मी तुझ्या आज्ञा सोन्यापेक्ां, 
बावनकशी सोन्यापेक्षां प्रिय मानितों. 
१९८ यामुळें सवे बाबींसंबंधाने तुझे सवे विधि 
यथायोग्य आहेत असें मी मानितों; 


स्तो> ११९५११६-१४र. 
आणि प्रत्येक असत्य मार्गाचा मी द्वेष करितों. 


१२९ तुझे निर्बंध आश्चर्यकारक आहेत. 
म्हणून माझा जीव ते.पाळितो 
१२३० तुझ्या वचनांच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होतो. 
त्यानें भोळ्यांस ज्ञान प्राप्त होतें. 
१३१ मीं तोंड उघहून घापा टाकल्या; 
कारण मला तुझ्या ज्ञानाचा घ्यास लागला. 
१३२९ मजकडे वळ आणि तुझ्या नामाची आवढ 
घरणाऱ्यांस योग्य 
अशी कृपा मजवर कर. 
१३३ तुझ्या वचनाच्या द्वारें माझी पावठें स्थिर कर. 
आणि कसल्याहि दुष्टाईेचा मजवर अंमल होऊं 
देऊं नको. - 
१३४ मनुष्याच्या बलात्कारापासून मला मुक्त कर, 
म्हणजे मी तुझे विधि पाळीन 
१२३५ तूं आपला 'सुखप्रकाश आपल्या दासावर पाड; 
आणि तुझे नियम मला शिकीव. 
१३६ मनुष्ये तुझें शत्र पाळीत नाहींत, 
म्हणून माझ्या डोळ्यांतून अश्रूंचे प्रवाह चालतात, 


१३७ हे परमेश्वरा, तूं न्यायी आहेस; 
तुझे निर्णय सरळ आहेत. 
१३८ तूं आपले निबैध न्याय्य व पूर्ण विश्वसनीय 
असे लावून दिले आहेत. 
१३९ माझ्या आस्थेने मला ग्रासून टाकिलें आहे; 
कारण माझे शत्रु तुझीं वचनें विसरले आहेत. 
१४० तुझें वचन अगदी शुद्ध आहे; 
तें तुह्या दासाला प्रिय आहे; 
१४१ मी क्षुद्र व तुच्छ आहें, 
तरी मी तुझे विधि बिसरत नाहीं. 
१४२ तुझें न्याय्यत्व हें-सनातन न्याय्यत्व आहे, 
आणि तुझें शात्र सत्य आहे. 
१४३ मी संकटांत व क्रेशांत सापडलो आहे; 
तरी तुझ्या आज्ञा मला आनंददायी आहेत. 


६६५ 


ह्तो> ११९५५१४४-१७१ 


स्तोत्रसंहिता 


१४४ तुझे निर्वघं सनातन व न्याय्य -आहेत; 
मला बुद्धि दे म्हणजे मी वांचेन. 


१४५ सी. अगदी मनापासून तुझा धावा करितों; 
मी तुझे नियम पाळीन 
१४६ मी तुझा धावा करितों; तूं. मला तार. 
म्हणजे मी तुझे निर्बध ःपाळीन 
३४७ उजाढण्यापूर्वी उठून मी आरोळी करितों 
मी तुझ्या वचनांची आशा धरितो 
१४८ तुझ्या वचनाचे चिंतन. करावयास 
रात्रीच्या प्रत्येक प्रहरापूर्वी .. 
मी-डोळे-उघहून जागा असतों. र 
१४९ तूं आपल्या सप्रेम दयेने माझी वाणी. ऐक 
हे. परमेश्वरा, त॑ आपल्या . निर्णयांस. अनुसरून 
मला नवजीवन दे... . 
५५० दुष्कर्म योजणारे जवळ आले आहेत 
ते तुझ्या शात्रापासून दूर आहेत. 
१५१ हे परमेश्वरा, तूं जवळ आहेस; 
_____ तुझ्या सर्वे आज्ञा सत्य आहेत 
१५२ तुझ्या निबंथांवरून मला पूर्वीपासून ठाऊक 
आहे कीं 
ते तू सर्वेकाळासाठीं स्थापिले. आहेत. 


१५३ माझें दुःख पाहा, त्यापासून मला मुक्त कर; 
कारण मी तुझे शास्र बिसरलों नादी. 
१५४ माझा वाद तूं चालोव, मला सु'्त कर; 
तूं आपल्या वचनाप्रमाणे मला नवजीवन दे. 
१५५ तारण दुर्जनांपासून दूर आहे; 
: कारण ते तुझ्या नियमांकडे लक्ष पुरवीत नाहींत. 
१५६ हे परमेश्वरा, तुझी करणा थोर आहे; 
तूं आपल्या निर्णयांस अनुसरून 
मला उत्तेजित कर. 
३५७ माझ्या पाठीस लागणारे व्‌ माझे दावु 
बहुत आहेत. 


- तरी मी तुझ्या निबंघांपासून ढळलों नाहीं. 

१५८ किघ्चासघातक्यांस पाहून मला वीट 
: आला आहे; 
कारण ते तुझें वचन पाळीत नाहींत. 

१५९ तुझे विघि मी किती प्रिय मानीत आहें तें पाढा; 
हे परमेश्वरा, तू आपल्या सप्रेम दयेने मला 

उत्तेजित कर, 

१६० तुझें एकंदर वचन सत्य आहे; 

तुझे सवे रास्त निर्णय सनातन आहेत. 


१६१ अधिपति माझ्या पाठीस विनाकारण लागले 
आहेत 
परंतु माझे हृदय तुझ्या वचनांचें भय धरितें 
१६२९ मोठा धनसंचय सांपडलेल्या मनुष्याला जसा 
आनंद होतो 
तसा तुझ्या वचनाविषयीं मला होतो. 
१६३ मी असत्याचा द्वेष करितों व. त्याचा वीट 
मानितों; 
: . परंतु तुझ्या शाक्रावर माझी आवड आहे. 
१६४ तुझ्या रास्त निर्णयांस्तव 
मी दिवसांतून सात वेळां तुझें स्तवन. करितों. 
१६५ तुझें शात. प्रिय मानणाऱ्यांस फार शांति असते. 
त्यांस कद्याचाहि अडखळा नाहीं. 
१६६ हे परमेश्वरा, मी तूं सिद्ध केलेल्या तारणाची आशा 
धरितो; तुझ्या आज्ञा मीं पाळिल्या आहेतः. 
१६५७ माझा जीव तुझे निर्बंध पाळितो; 
व ते मला अत्यंत प्रिय आहेत. 
9३६८ मी तुझे विथि व तुझे निर्बध पाळितों; 
माझा सवं वर्तनक्रम तुजपुढें आहे. 


१६९ हे परमेश्वरा, माझी आरोळी तुजपंर्यंत पोहंचो; 
तू. आपल्या वचनानुसार मला बुद्धि दे. 

१७० माझी विनंति तुजपुढें येवो; 
तूं आपल्या क्चनानुसार मला मुक्त कर. 

१७१ तूं मला आपले नियम शिकवितोस 


६६६ 


स्तो> ११९:५१७१-१२२४८ 





स व णा. रा काप ााा0&१&59१&१म»5।. ह म्हणून माझ्या मुखांतून स्तुतीचा प्रवाह निधो. . 


१७२ माझी. जिव्हा तुझ्या वचनाची स्तुति गावो; 
कारण तुझ्या सर्वे आज्ञा न्याव्य आहेत.  - . 
१७३ तुझा हात मला साहाय्य करो ह" 
कारण मीं तुझे विधि त्वीकारिळे आहेत. र 
44७४-हे परमेश्वरा, तू सिद्ध केलेल्या तारणाची मीं उत्कंठा 
: धरिली आहे 
तुझें शाल्ल भला आनंददायी आहे. 
१७५ माझा जीव वांचो, म्हणजे तो . 
तुझी स्तुति करील 
तुझे निर्णय मला साहाय्य करोत. 
१७६ हरवलेल्या मेंढरासारखा मी हरवलो आहें; 
आपल्या.दासाचा शोध कर; 
कारण मी तुझ्या आज्ञा कधी. बिसरलों नाहीं. 


4२९० [ उत्कमणस्तोत्र ] 


१ मी संकटांत असतां परमेश्वराचा धावा केला, 
आणि त्यानें माझे ऐकले न 
२ हे परमेश्वरा, माझा जीव असत्य वाणीपासून, 
कपटी जिव्हेपासून सुक्त कर .. 
३ अगे कंपटी जिव्हे, तुळा कायं मिळणार १ 
*.. आणखी. तुला काय मिळणार १ भय 
4 वीरांचे तीक्ष्ण बाण 
आणि रतम लाकडाचे निखारे. १ 
ह्य . हाय ! मी मेशेखांत प्रवासी . होऊन, राहतो 
केदाराच्या डेऱ्यांजवळ राहतो 
६ शांतीचा द्वेष करणाऱ्याजवळ  .. ... 
माझ्या जिवाचें राहणें बहुत काळ झालें... -.. 
७ मी शांतिप्रिय आहें री 
तरी मी बोलतांच ते. लढाईस उठतात 


१२१ [ उत्कमणलोज ] 
१ मी आपली दृष्टि पवेतांकडे-लावितो 


मला साहाय्य कोठून येईेळ १. .. .. .: 
२ आकाशाचा व पृथ्वीचा निमीणकती जो. परमेश्वर 


६६७. 


१२२ 


त्याजपासून मठा साहाय्य येतें. 
३ तो तुझा पाय कदापि'.ढळूं देत नाही 
तुझ्या रक्षकास झोप लागत नाहीं. 
४ पाहा, इस्राएलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही 
व तो डुलकीहि घेतः नाहीं. "र 
५ परमेश्वर तुझा रक्षक आहे; ौ 
परमेश्वर. तुझ्या उजब्या हाताला तुळा सावली आहे. 
६ दिवसां सूये व रात्रों चंद्र 
तुला बाधा/करणार नाहीं : 
७ परमेश्वर सर्व अनिष्ंपासून तुझें रक्षण करील 
. ; तुझ्या जिवा'चें.रक्षण करील, 
८ परमेश्वर तुझे येणेंजाणें . . . 
आतांपासून सर्वकाळ खुरक्षित करील, 


[ दाविदाचे उत्कमणस्तोत्र ] 


१ आपण परमेश्वराच्या. मंदिराला. जाऊं असें ते 
.: मला म्हणाले 
तेव्हां मला आनंद झाला. 
२ हे यरालेमा क्त 
तुह्या द्वारांत आमचे पाय उभ, आहेत. वी 
३ हे. यरुदलेमा, मजबूत . रचलेल्या :: दाहरा! 
तूं बांधिलेळें आहेस. डा क 
४ तुझ्याकडे वंश, "परमेश्वराचे वेश, . 
परमेश्वराच्या -नामाचें... उपकारस्मरण .. करावयास 
“चढून जातात, 
हीच इस्वाएलास साक्ष होय. . 
६ कारण तेथे न्यायासने, 
दाविदाच्या घराण्याची सिंहासने मांडिली. आहेत. 
६ यरूालेमाच्या कुशल्ासाठीं प्रार्थना. करा; 
तुजवर प्रीति करणाऱ्यांचें.क्षेम असो. 
७ तुझ्या कोटांत शांति असो; 
तुझ्या मंदिरांत क्षेमकुशल असो. 
८ माझे बंधु व माझे, मित्र. यांजकरितां 
तुजमध्यें शांति वसो, 
अक्षी मी प्रा्थत्ता करीन. 


श्लो> १२२:५-१२६५६ 





९ परमेश्वर आमचा देव यांच्या भंदिराप्रीत्यर्थ 
तुझ्या कल्याणासाठी मी झंटत जाईन 


१२३ ,. [स्न्नर्तेत] 
१ हे स्वगीत सिंहासनारूढ असणार्‍या, 
मी आपली दृष्टि वर तुजकडे लावितो. 
-'२ पाहा; '“जेसे दासांचे :*डोळे आपल्या: घन्याच्या 
हाताकडे असतात, नट 
जसे दासीचे डोळे आपल्या घनिंणींच्या 
हातोकडे असतांत. 


तसे परमेश्वर आमचा ' देव ' आम्दविर कृपा केरीपर्यंत 


त्याच्याकडे आमचे डोळे रॉगेलेंके अंसंतातं; 


३ हे परमेश्वरा; आम्हांवर हेपा केर, आाम्हविर कृष कर; 


कारण भ्ामत्री पुरी छीथू होत आहे. 
गर्विष्टीनीं केलेली छीथू र 
यांनीं आमच्या जिवाला पुरेपुरे कशन टाकळें आहे. 


4 २४ [ दाविदाचें उत्कमणस्तोत्र ] 


१ इस्राएल आतां म्हणो कॉ 

खर परमेश्वर आमच्या. पक्षाचा नसता. 
२ लोक आम्हांवर उठले तेव्हां 

जर परमेश्वर आमच्या पक्षांचा नेसत, - ।: * 
३ तैर'त्यांचा कोघे- आंग्दांवर भडकेला त्या: वेळी 
त्यांनीं आम्हांस जीवंत गिळून टॉकिर्ठे असतें. 
४ जलांनीं आम्हांस बुढविलें असते. 

त्यांचा लोंढा आमच्या प्राणावरून गेरा असता. 
७ खळबळलेले लोढे 

आमच्या जिवावरून गेऊे असते: 

६ परमेश्वराचा धन्यवाद होवो 
- त्यानें आम्हांस त्यांच्या दाढांत, भक्ष्य म्हणून पडूं 
.__. दिडें नाही न 
७ असा पक्षी पारघ्यांच्या पाशातून सुटतो 

तसा आमचा जीव मुक्त झोला आहे; 

पाह तुढन आम्दी मुक्त झालें आहे. 


८ आकाश व एश्‍्वी यांचा. निमोणकर्ता जो परमेश्वर 
त्याच्या नामामुळें आम्हांस साहाय्य मिळतें. 


१२५ [ उत्कमणत्तोत्र ] 


१ ज्यांची श्रद्धा परमेश्वरावर आहे ग 
ते, . जो. सीयोन पवंतं. निश्चंळ असून 'सवेकाळ 
टिकतो, त्यासारखे आहेत. 
२ यरदालेमाच्याःसभोबतीं डोंगर आहेत. 





तेव्हां आम्ही स्वमांत आहो असें आम्हांस वाटलें 
'*तेव्हो- आमचें मुख हास्याने व आमची जिव्हा 
जयघोषाने भरली. का 
त्या समयी अन्य राष्ट्रांतील लीक म्हणूं लागले कीं 
३ परमेश्वराने आम्हांसाठी महत्कृत्ये केली आहेत. 
त्यामुळें आम्हांस अत्यानंद झाला आहे. न 
४ हे परमेश्वरा, दक्षिणेकडल्या ओढ्यांप्रमाणें 
आमग्दांस बंदिवासांतून परत आण. र 
५ जे अभूपूर्ण नेत्रांनी पेरी करितात - 
ते हृषोने कापणी करितील. भं 


"६ जो रडत रडत पामर धरितो 


स्तो> १९९:६-१३०४४ 





न खात्रीनें आनंद करीत आंपल्या पेंढ्या घेऊन 
दु २७ [ शल्मोनाचें उत्कमणस्तोत्र ] 


१. परमेश्वर धर बांधीत नाहीं न 
तर तें बांधणाऱ्यांचे श्रम व्यर्थ आहेत; 
तर पाह्रेकऱ्याचें जागणें व्यर्थ आहे. 

२ तुम्ही प्रहाटेस उठतां,  उषिराने विश्रांति घेतां. 

व॒ कष्ट करून अन्न खातां 
पण तुमचे हें करणें व्यर्थ-आहे; 
तोच. आपल्या 'प्रियजनांस लागेल-'ते झोपेंतहि देतो. 

३ पाहा, संतति हीं परमेश्वराने. द्ठिळें घन आहे. 
पोटचें फळ त्याची देणगी आहे. 

४ तरुणपणांतले पुत्र. 
हे.वीराच्या हातांतील बार्णांप्रमाणे आहेत 

७ ज्या पुरुषाचा भाता अशांनी मरळःभाहे. 
तो धन्य! र त 
वेशीवर झात्रंशीं त्यांची बोलाचाली होत असतां 

ते ओझाळणार नाहींत. 


१९८. [उत्कमणत्तोत] 


१ धन्य तो पुरुष, जो परमेश्वराचे ,भय: घंरितो 
जो त्याच्याच मार्गानी चालंतो. र 
,' २ तूं आपल्या श्रमाचे फळ खाजील 
तू सुखी होशील, तुझें कल्याण होईल. 
३ तुह्या माजघरांत तुझी ल्री. जणू काय 
द्राक्षीच्या सकळ वेलांसारखी होईल; 
'. तुझी मुळें तुझ्या मेजासभोवती 'जेतुनाच्या 
४ पाहा, परमेश्वराचे भय धरणारा पुरुष 
याप्रमाणें आशीर्वाद पावेल 
७ परमेश्वर सीयोनांतून तुला आज्लीवीद देवो 


आणि तुझ्या आयुष्याचे सवे दिवस यरळ्ळेमार्चे 


कल्याण तुझ्या दृष्टीस पडो. 


६ तुझ्या मुलांची मुलें तुझ्या हीस पडोत. 
इस्राएलास शांति असो. 
१२९९ __ [उल्लमणस्तोत्र ] 
१ आतां इस्नाएतस म्हणू दे कीं 
- _माक्य्या तरणपणापासूंन त्यांनी. .: : 
मला फार पो्डिळेंआहे; ': * 
२ माझ्या तरुणपणापोसून त्यांनीं 
मला फार पीडिलें आहे;. 
तरी' माझ्याविरुद्ध त्यांचें कांहीं: चाललें नाहीं. 
३ नांगऱ्यांनीं माझी. पाठ नांगरिली; 
त्यांनीं आपल्या नांगरांनीं लांबलांब तासें काढिली. 
४ परमेश्वर न्यायी आहे. 
दुजैनांनीं लाविलेल्या : जुंपण्या त्याने तोडिल्या. 
५ जे कोणी सीयोनाशीं वेर करितात ते लज्ित होवोत 
आणि मार्गे फिरोत. - 
६ धाब्यांवर गवत उगवते न उगवते तोंच ते सुकून जावे, 
त्याप्रमाणे ते होवोत; 


७ कापणारा त्यानें आपली मूठ भरीत नाही, - 


पेढ्या बांधणारा. त्याने. -आपली कव भरीत नाहीं. 

<.जवळून येणारेजाणारे त्यांस “ एवढेंसुद्धां. म्हणत 
नाहींत की, !:- 711: 

परमेश्वराचा आशीबाद तुम्हाला प्राप्त होवो. . 

परमेश्वराच्या नामाने. आम्ही .तुम्हांस आक्षीवोड 


१२० 


[ उत्कमणस्तोतर ] 
१ हे. परमेश्वरा, मी शोकसागरांतूत तुझा. घावा 
करीत आहें. ह 


२ हे प्रभू, माझी वाणी ऐक 
माझ्या बिनदणीच्या शब्दांकेंडे तुझे कान लांगोत. 
३ हे परमेश्वरा, तूं पापें लक्षांत आणिक्तील, र 
तर हे प्रभू ,/ हुजपुढे 'को्ण टिकोरवे घरील 
४ तरी पण लोकांनीं तुझे भमः धरोव 
ह्याकरिता तुक्या ठायी क्षमा आहे. 


६६५ 


स्तो» :१३०:५-१३३१ 





५ मी परमेश्वराची अपेक्षा करितां, 
माझा जीव अपेक्षा करितो, . 
आणि मी त्याच्या वचनाची आशा धरितो. 
६ पहाटेची वाट पाहणाऱ्या पहारेकऱ्यांपेक्षां, 
पहाटेची वाट पाहणार्‍या पहारेकऱ्यांपेक्षां, 
माझा जीव प्रभूची अधिक वाट पाहतो.  _ :.. 
७ हे. इस्लाएला, परमेश्वराची आद्या धर, 
* कारण परमेश्वर दयानिधि आहे; 
त्याजजवळ उद्वारदार्ने विपुल आहेत. . . 
८ तो इग्माएलास त्याच्या सवे. प्रातकांपासून मु'्त करील. 


१३१ [दाबिदाचे उ्मणखेत्र] 


१ हे परमेश्वरा, माझे मन गर्विष्ठ--नाहीं 
माझी दृष्टि. उन्मत्त नाहीं 
आणि मोठमोठ्या. व मला असाप्य अशा गोष्टींच्या 
भानगडींत मी पडत नाहीं. 
:२.खरोखरचं मीं आपला जीव स्वस्थ व शांत 
ठेविला आहे; 
तुटलेले बाळक आईबरोबर असतें 
तसा, माझा. जीवः. दूध.. तुटलेल्यः  बाळकासारखा 
क वी ग्र्ह्त्या ठायीं आहे. ह रि 
३ हे इस्ताएला, आतांपासून सर्वकाळपर्यंत 
तू. परमेश्वराची आहा घरून, राहा, 


च -$ २ [ उत्कमणस्तात्र ] 
१ हे परमेश्वरा, दाविदाप्रीत्यर्थ 
*__ त्याच्या सवे कष्टाचें स्मरण कर. 
-२ त्यानें परमेश्वराजवळ प्रतिज्ञा केली, 
याकोबाच्या समर्थ प्रभूस नवस केला कीं. . . 
३ मी आपल्या राहण्याच्या तंबूंत जाणार नाहीं 
आपल्या निजावयाच्या  फ्लंगाबर चढणार. नाहीं 
४ मी आपल्या डोळ्यांस झोप 
आपल्या पापण्यांस तंद्री ढागूं देणार नाहीं; 
७ परमेश्वरासाठी स्थान, ; 
याकोबाच्या समर्थ 'प्रभूसाठीं. निवासमंडप 'मिळवी. 


६०५ ह प 


- पर्यंत मी. असेंच करीन. , 
६ पाहा, कोश एफ़ाथांत आहे असें आम्हीं ऐकले; 
तो वैराण प्रदेशांत आम्हांस सांपडला. 
७ आपण त्याच्या निवासमंडपांत जाऊं, 
त्याच्या पादासनापुढें दंडवत घालूं. 
दहे परमेश्वरा, ज्ठ; ळ 
तूं आपल्या सामर्थ्याच्या 
विश्रामत्यानींये: 
९:तुझे याजक धार्मिकतेने भूषित होवोत; 
तुझे भक्त आनंदघोष करोत; - 

१० तुझा सेवक दावीद याच्याप्रीत्यर्थ 
तूं आपल्या अभिषिक्ताचें तोंड मार्गे. फिरवूं नको. 

११ परमेश्वराने दाविदाजवळ खरी शपथ वाहिली आहे; 
तो माघार घेणार नाहीं; ती शपथ अशी कीं 
मी तुझ्या पोटच्या फळांतलें तुझ्या : 

सिंहासनावर बसवीन; ग 

१२ तुझी मुळें माझा करार 
व मीं त्यांस शिकबिलेले निबंध पाळितील, 
तर त्यांचींहि मुळें सर्वकाळ तुझ्या... 

सेंह्यासनावर बसतील. ; 

१३ परमेश्वराने सीयोन निवडून घेतलें आहे; 

आपल्या निवासासाठीं त्यानें त्याची इच्छा केली आहे. 


कोशासह आपल्या 


| १४ हें सवेकाळ माझें विश्रामस्थान आहे; . 


एथे मी राहीन, कारण हे. मला आवडले आहे. 
१५ मी त्याला विपुल अन्नसामम्रीचा आश्नीर्वांद देईन, 
त्याच्यांतल्या दरिद्यांस भाकरीनें तृप्त करीन. 
१६ मो त्याच्या याजकांस उद्घारानं मंडित करीन; 
त्यांतील भक्त मोठा जयधोष करितील. 
१७ तेथें. दाविंदाच्या शंगास अंकुर फुटेल असें मी करीन; 
मीं आपल्या अभिषिक्तांसाठीं दीफ-.मांडिला आहे. 
१८ मी त्याच्या बैऱ्यांस लळेनें वेश्रित करीन; 
पण त्याच्या शिरीं त्याचा मुकुट झळकेल. 


१२३३ 


१ पाहा, बंधूंनी ऐक्याने एकत्र राहणें 


[ दाविदाचें उत्कमणस्तोत्र ] 


६०७०८ 


स्तोत्रसंहिता स्तो> १३३:१-१३५४२१ 
. करितो. | 










किती चांगळें व मनोहर आहे । 





२ तें मस्तकावर घातलेल्या, अहरोनाच्या दाढीवर | ७ तो दिगंतांपासून मेघ वर चढवितो, 
उतरलेल्या; त्याच्या वक्षांच्या काठापर्यंत आलेल्या, पाऊस पढण्यासाठीं विजा उत्पन्न करितो; 
बहुमोल तेलासारखें आहे; तो आपल्या भांडारांतून वारे बाहेर आणितो. 
३ सीयोनाच्या डोंगरांवर उतरणाऱ्या हमोनाच्या | ८ त्यानें मिसर देशांतील मनुष्यांचे व पश्ंचेहि 
दाहिंवरासारखें तें आहे; प्रथम जन्मलेले मारून टाकिले. 
कारण तेथें परमेश्वराने आशीर्वाद म्हणजे ९ हे मिसर देशा, त्याने तुजमध्यें, फारो व त्याचे 
अनंतकालिक जीवन देण्याचें ठरविलें आहे. सवे सेवक 
यांजवर चिन्हें व उत्पात पाठविले. 
१२४ ( प्कमगलोन ] १० त्यानें बहुत राष्ट्रांचा मोड केला; 
: १ परमेश्वराच्या मंदिरांत अहोरात्र उभे राहणारे, _ बलवान्‌ राजे मारून टाकिले. 
परमेश्वराचे सव सेवकहो, ११ अमोऱर्‍्यांचा राजा सीहोन, 
तुम्ही परमेश्वराचा धन्यवाद करा; च बाशानाचा राजा ओग यांला मारून टाकिले; 
२ पवित्रस्यानाकडे तोंड करून आपले. बाहु उभारा, | कनान देशाच्या सर्व राजांचा मोड केला; 
आणि परमेश्वराचा धन्यवाद करा; . १२ आणि त्यांचा देश त्यानें आपळे लोक इक्नाएठ 
३ आकाश व धथ्वी यांचा निर्माणकती. परमेश्वर यांस वंतन करून दिला. . 
सीयोनांतून तुला आशीर्वाद देवो. १३ हे परमेश्वरा, तुझें नाम चिरकाल: राहील; 
हे परमेश्वरा,- तुझें स्मरण पिढ्यानपिढ्या राहील. 
१ ३५९ १ परमेश्वरोचें स्तवन करा... . १४ कारण परमेश्वर आपल्या लोकांचा न्याय करील, 
परमेश्वराचे नामसंकीर्तन. करा; त्याला आपल्या सेवकांचा कळवळा येईल. 
२ परमेश्वराच्या मंदिरांत, आमच्या देवाच्या मंदिराच्या | १५ राष्ट्रांच्या मूर्त सोन्यारृप्याच्या आहेत, 
अंगणांत असणारे त्या मनुष्याच्या हातच्या कृति आहेत. 


परमेश्वराचे सेवकहो, तुम्ही त्याचें स्तवन करा. १६ त्यांस तोंड आहे पण बोलतां येत नाही; 


३ परमेश्वराचे स्तवन करा, कारण परमेश्वर चांगला त्यांस डोळे आहेत पण दिसत नाहीं. 
आहे. - ही १७ त्यांस कान आहेत पण ऐकू येत नाहीं; 
त्याच्या नामाचा महिमा गा, कारण तें मनोरम आहे. आणि त्यांच्या मुखांत मुळींच श्वास नाहीं. 


४ कारण परमेझानें आपणासाठी याकोबाला निव- | १८ त्या बनविणारे. व त्यांवर भाव ठेवणारे सर्व 


डिलें आहे, त्यांसारखे बनतात. 
आपलें स्वतःचे घन होण्यासाठीं इद्लाएठास निवडून | १९ हे इख्वाएलाच्या धराण्या, परमेश्वराचा धन्यवाद कर 
घेतलें आहे. हे अहरोनाच्या घराण्या, :परमेश्वराचा . धन्यवाद कर 
५ कारण परमेश्वर थोर आहे; २० हे ठेवीच्या घराण्या,..- परमेश्वराचा घन्यवाद कर; : 
आमचा प्रभु सर्व देवांपेक्षा श्रेष्ठ आहे हें मी जाणतो. परमेश्वराचे भय -अरणाऱ्यांनो, . 
६ परमेश्वराला जें कांदीं बरें वाटतें परमेश्वराचा घन्यवाद करा. . 


१ सुळांत : हवालेळ्या. 


स्तोट १३५:२१-१३७१ ______ स्तोत्रसंहिता 


-. स्तवन करा. 
































१४ ज्यानें इत्वाएलास त्यामधून पार नेलें त्याचें; 
कारणं त्याची दया सनातन आहे. 
१५ ज्यानें फारोला व त्याच्या सैन्याला तांबड्या समुद्रांत 
गडप केलें त्याचें; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
१६ ज्याने आपल्या लोकांस अरण्यांतून नेलें त्याचें; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
१७ ज्याने. मोठमोठ्या राजांस मारून टाकिले त्याचें; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
१८ ज्यानें प्रतापी राजे ठार मारिले त्याचें; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
१९ ज्यानें अमोऱ्यांचा राजा सीहोन याला ठार मारिळें 
त्याचे; क 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
२० ज्यानें बाशानाचा राजा ओग 
याला ठार मारिठें त्याचे; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
२१ ज्यानें त्यांचा देश वतन करून दिला त्याचे; 
कारण त्याची दया सनातन आहे; 
२९ ज्यानें आपला सेवक इस्लाएह यास तो वतन कहून 
दिला त्याचें; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
२३ ज्यानें आमच्या दैन्यावस्येंत आमची आठवण 
केली त्याचे; 


१ परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, 
१२९६ कारण तो चांगल आहे; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 

२ देवाधिदेवाचें उपकारस्मरण करा. 

कारण त्यांची दया सनातन आहे. 

३ प्रभूंच्या प्रभूचें उपकारस्मरण करा; 

कारण त्याची दया सनातन आहे. 

४ जो एकटाच भोठीं अद्भुत कृत्ये करितो . त्याचे; 

कारण त्याची दया सनातन आहे. 

* ज्यानें बुद्धिचातुर्याने आकाश केलें त्याचे; 

: कारण त्याची दया सनातन आहे. 

$ ज्यानें पृथ्वी जलांवर विस्तारिली त्याचें; 

कॉरण त्याची दया सनातन आहे. 

७ ज्याने मोठमोग्या ज्योति निमाण केल्या त्याचें; 

कारण त्याची दया सनातन आहे. : 

< ज्यानें दिवसा प्रमुत्व चालविण्यासाठी सूर्य निमोण 

त्याचे; 
कारण त्याची दया सनातन आहे. 
९ ज्यानें रात्री. प्रभुत्व चालविण्यासाठी चंद्र ब॒ तारे 
निर्माण केले त्याचें 

कारण त्याची दया सनातन आहे. 

१० ज्यानें मिसर देशांतील प्रथम अन्मळेळे मारून 


टाकिले त्याचें; कारण त्याची दया सनातन आहे. क 

कारण त्याची इया सनातन आहे. २४ ज्यानें आम्हांस आमच्या सोडविले त्याचें; 
'३१ ज्यानें मिसरी लोकांतून इस्लाएक ळोकांस बाहेर | ' कारण त्याची दया सनातन 

आणिलें त्याचे; २५ जो सर्व प्राण्यांस अन्न देतो त्याचे; 

कारण त्यांची दया सनातन आहे. . : कारण त्याची दर्या सनातन आहे. 
पनी य पुढें केळेल्या बाहूने त्यांस । २६ स्वर्गीच्या देवाचे उपकारस्मरण करा; 


बाहेर आणिलें त्यार्चे; 

कारण त्याची दया सनातन भांहे. 
११ ज्याने तांबडा समुद्र दुमाजिलञ त्यचे; 
शरण त्यायी दया सनातन आहे. 
१ मुळांत: हाळेळ्या. 


कारण त्याची दया सनातन आहे. 


| बाबेलच्या नद्यांजवळ आम्ही वसतो 
9३ हो. तेचे आम्हांला सीयोनाची आठवण 


६ 


स्तोत्रसंहिता 


स्तो> ११७५१-१३९१६ 





तेव्हां आम्ही रडलो. 
२ तेथीड वोळुंजांवर 
आम्हीं आपल्या धीणा टांगून ठेविल्या. 
३ कारण तेथें आमचा पाढाव करणार्‍यांनी 
आम्हांस गाणीं गावयास सांगितलें; 
आमचा छळ करणाऱ्यांनी आम्हांस मौज 
करावयास सांगितलें; 
ते म्हणाले, आम्हांस सीयोनाचें एकार्दे गाणें 
भाऊन दाखवा. 
४ आम्हीं परक्या स्थळीं 
परमेश्वराचे गाणें कसें गावें £ 
« हे यरुदलेमा, जर मी तुला विसरलो 
तर माझा उजवा हात आपलें कौदल्य बिसरो. 
६ जर मीं तुझी आठवण ठेविली नाहीं, 
जर मीं यरुशलेमाला माझ्या आनंखच्या मुख्य 
विषयाहून अधिक मानिलें नाहीं, 
तर माझी जीभ माझ्या टाळूला चिकटो. 
७ हवे. परमेश्वरा, अदोमी लोकांविरुद्ध यरशलेमाच्या 
त्या दिवसाची आठवण ठेव; 
ते म्हणाले, तें पाहून टाका, पायापासून 
पाडून टाका. 
< अगे बाबेलच्या कन्ये, त॑ ओसाड पडणार आहेस; 
तूं आम्हांशी केलेल्या. वर्तनाबद्दल जो तुझें पारिपत्य 
करील तो धन्य! 
* जो तुझों बाळकें धरून खडकावर आपटील 
तो धन्य! 


4 शट [ दाबिदाचें स्तोत्र ] 


१ मी अगदी मनापासून तुझें 
अन्य देवांच्यासमक्ष तुझी. स्तोत्रे. गाईन: 
२. तुझ्या पवित्र मंदिराकडे. वळून मी तुझी 
उपासना करीन, 


तुझ्या. दयेमुळें. व- तुझ्या सत्यामुळे “मी व्या 


नामाचे उपकारस्मरण करीन 


कारण तूं आपल्या संपूर्ण नामाहून 
आपल्या वचनाची थोरवी वाढविली आहे. 
३ मीं धावा केला तो दे त्याच दिवशीं ऐकला; 
तूं मला हिम्मत दिली तेव्हां माझ्या आत्म्याला 
सामध्ये प्राप्त झालें. 
४ हे परमेश्वरा, परथ्वीवरील सर्वे राजे तुझें उपकार- 
स्मरण करितील; 
कारण त्यांनीं तुझ्या तोंडचीं वचने ऐकली आहेत. 
५ ते परमेश्वराच्या मागीविषयीं गातील; 
कारण परमेश्वराचा महिमा थोर आहे. 
६ परमेश्वर परम थोर आहे तरी तो दीनाकडे लक्ष देतो; 
पण गर्विष्ठाला दुरून ओळखितो. 
७ मी संकटामध्यें भ्रमत असलो तरी मला तूं 
उत्तेजन देतोस; 
माझ्या वैर्‍यांच्या क्रोधावर तूं आपला 
हात चालवितोस, 
आणि तुझा उजवा हात माझा बचाव करितो. 


. ८ परमेश्वर माझें सर्वे कांही सिद्धीस नेईल; 


हे परमेश्वरा, तुझी दया सनातन आहे; 
तू आपल्या हातचें काम मर्प्येंच सोडू नको. 


4 ३९ [ मुख्य गबयासाठीं; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ हे परमेश्वरा, तूं मठा पारखिलें आहे, 
तूं मला जाणतोस. . 
२ माझें बसणें व माझें उठणें वू. जाणतोस, 
तूं दुरून माझें मनोगत समजतोस. 
३ तूं माझें चालणें व माझे निजणें बारकाईनें पाहतोस, 
आणि माझ्या एकंदर वर्तनक्रमाची माहिती 
तुला आहे. 


- ४ हे परमेश्वरा, माझ्या मुखांतून असा. एकहि - शब्द 


- येत नाहीं 
तो तुल मुळी खळक- नाहीं. 


: ५ दःमागूनपुहून मला बेरिळें आहे. 


माझ्यावर तं. आपला. हात ठेविला. आहे; 


|. ६ हें ज्ञान माझ्या कल्मनेपठीकडे आहे; 


श्रे - ६७३ . 


. स्तो> १२९५६-१४०८ 


-_ अगम्य आहे, हें माझ्या आवाक्याबाहेर आहे. 
७ मी तुझमा आत्म्यापासून कोठे जाऊं १ 
मी तुझ्या संमक्षतेपासून कोठें पळू £ 
८ मी वर आकाशांत चढलों तरी तेथें दू आहेस; 
अघोलोकीं मीं आपलें अंधरूम केलें, तरी पाहा, 
तेथें तू आहेस. 

९ मी प्रभातपंख धारण करून 

: समुद्राच्या अगदीं पलीकडल्या तीरावर 
जाऊन राहिलों, 

१० तरी तेथेंहि तुझा हात मला नेईल; 
पुप्ता उजवा हात मला धरून राहील. 
११ अंधकार तरी मला लपवो, 

मजभोंवंतालचा प्रकाश काळोख होबो, असें जरी 
मी म्हणालो, 

१९ तरी अंधकार देखील तुजपासून कांद्रीएक छपवीत 
नाहीं, रात्र दिवसाप्रमाणें प्रकाशते, 
काळोख आणि उजेड हे तुला सारखेच आहेत. 
१३ तूंच माझें अंतर्याम निर्माण 

तूंच माझ्या आहेच्या उदरी माझी घटना केली. 
१४ भयजनक व आश्चर्यकारक रीतीनें माझी घटना 
झाली आहे, 

म्हणून मी तुझें उपकारस्मरण करितों 
तुझी कृत्ये अद्भुत आहेत हें. माझा जव पूर्णपणें 
जाणून आहे. 

१५ मी गुप्त स्थळीं निर्माण होत असतां 
आणि पृथ्वीच्या अधोभागीं विलक्षण प्रकारें माझी 
- घटना होत असतां 

माझी आकृति तुला युत्त नव्हती. 
१६ मी गर्भात पिंडरूपानें असतांना तुझ्या नेत्रांनी 
मला पाहिलें, 

आणि माझा एकहि दिवस उगवण्यापूर्वी 
ते सर्व तुझ्या वहीत नमूद करून ठेविले होते. 
१७ हे देवा, मला तुझे संकल्प किती भोल्वान्‌ आहेत ! 
त्यांची संख्या किती मोठी आहे! : 
१८ ते मी गणूं लागलों तर वाळूच्या कणापेक्षा . 











अधिक ठरतील, 
मी जागत होतों तेव्हां मी तुजजवळच असतों 
१९ हे देवा, तूं दुजेनास डर भारून टाक; . 
अहो रक्तपात करणाऱ्यांनो, मजपासून दूर्‌ व्हा; 
२० ते तुजविरुद्ध कपटाने बोलतात, 
तुझे वैरी तुझें नाम व्यर्थ घेतात. 
२१ तुझा द्वेष करणार्‍यांचा मीं काँ द्वेष करुं नये? 
तुजवर उठणाऱ्यांचा मला कां वीट वाटं नये £ 
२२ मी त्यांचा पराकाष्ठेचा द्वेष करितो; 
मी त्यांना आपले शत्रु मानितों. 
२३ हवे देवा, माझी झडती घेऊन माझें हृदय जाण; 
मला कसोटीस लावून माझे मनोभाव तपास. 
२४ माझ्या ठायीं दुष्टपणाकडे कांहीं प्रवृत्ति असेल 
तर पाहा; < 
आणि मला सनातन मागोनें ने. 


१९० [ मल्य गंबयासाठी; दाविदाचें स्तोत्र ] 


१ हे परमेश्वरा, मला दुष्ट मुष्यापासून सोडीव; 
बलात्कारी पुरुषापासून माझें रक्षण कर. 
२ ते आपल्या मनांत दुष्कनें योजितात; 
ते सतत लढाई उपस्थित करितात. 
३ ले आपली जीभ सपाप्रमाणे तीक्ष्ण करितात. 
नायांचें विष त्यांच्या ओठांखाली आहे.  [ सेल ] 
४ हे परमेश्वरा, दुर्जनांच्या हातून माझा बचाव 
कर; 
बलात्कारी पुरुषापासून माझें रक्षण कर; 
ते माझीं पावलें धसरवूं पाहतात. 
५ गावेष्ठ मजसाठीं पाश व दोऱ्या छपवून मांडितात; 
रस्त्याच्या बाजूस जाळें पसरितात; 
ते मजसाठी सापळे मांडितात. [सेल ] 
६ मी परमेश्वराला म्हणतों, तूं माझा देव आहेस; 
हे परमेश्वरा, माझ्या विनवण्यांच्यां शब्दाकडे कान दे, 
७ हे परमेश्वरा, माझ्या तारणसामर्थ्या, 
तूं लढाईच्या प्रसंगीं मार्थे वषिरल्लाण आहेस. 
< हे परमेश्वरा, दुर्जनाच्या इच्छा पुरवू नको, 


६ज्ड 





त्याची दुष्ट योजना सिद्धीस जाऊं व नको; 
नाहीं तर तो उन्मत्त होईल. [सेल] 
९ ज्यांनीं मला घेरिलें आहे 
त्यांच्या वाचेपासून होणारा अनर्थ त्यांच्याच 
किरी पडो. 
१० त्यांच्यावर इंगळ पडोत; ते त्यांस अमतींत टाकोत, 
ज्यांवून त्यांला उठून वर येववणार नाहीं अशा 
खाचांत ते टाक्यांत येवोत. 
११ दुर्भाषण करणारा पुरुष एथ्वीवर टिकणार नाहीं; 
बलात्कारी पुरुषाच्या पाठीस अरिष्ट 
एकसारखें लागेल. " 
१२९ परमेश्वर दीनाच्या पक्षाचे, दरिद्याच्या वादाचें 
समर्थन करील, र 
हें मला ठाऊक आहे. 
१३ धार्मिक तुझ्या नामाचे उपकारस्मरणं 


१४१ [ दाविदार्चे तोवर ] . 


१ हे परमेश्वरा, मी तुझा धावा करितों; 
मजकडे सत्वर ये; ढु 


मी तुझा घावां करितों तेव्हां माझ्या वाणीकडे | 


कान दे. 
२ माझी प्रार्थना तुजसमोर धुपाप्रमाणे 
माझें हात उभारणे संध्याकाळच्या अपेणाप्रमाणे, 
सादर होवो. न 
३ हे परमेश्वरा, माझ्या मुखावर पहारा ठेव 
माक्ष्या वाणीचें द्वार संभाळ. 
४ अधर्म करणाऱया मनुष्यांबरोबर 
दुराचरण करण्यास 
माझें मन कोणत्याहि वाईट गोष्टीकडे 
वळूं देऊं नको; 
मला त्यांचीं मिष्टार्ने खाऊं देऊं नको. 
५ धार्मिक मत्र भमतेनें तोडन करील 
वमला बोल लावील, 


स्तो> १७०:८-१४२:५ 


तरी असें उत्कृष्ट तेल माझें मस्तक 
नको म्हणणार नाहीं; न 
दुजेनांनीं दुाई केली तरी मी प्रार्थना 
करीत राहीन 
६ त्यांच्या अधिपतींस .कख्यावरून लोटून दिलें आहे; 
आणि ते लोक माझीं वचनें ऐकून समाघान पावतात. 
७ कोणी भूमि नांगरितांना व ढेकळें फोडितांना 
जशी माती विखरिली जाते, 
तशीं आमचीं हार्डे अधोलोकाच्या तोंडाशी . विख- 
रलीं गेलीं आहेत. 
८ हे प्रभू परमेश्वरा, माझें डोळे तुजकडे लागले आहेत 
मीं तुजवर भरवसा टाकिला. आहे; माझा. जीव 
जाऊं देऊं नको न 
९ त्यांनी 'मजसाठीं मांडिलेल्यां पाशापासून . 
आणि दुष्कम्यांच्या सापळ्यांपासून. मला. राख. 
१० दुर्जन आपल्या जाळ्यांत पडोत. 
मी तर त्यांतून साफ निसइन जाईन. 








[ दाविदाचें मास्कील (बोधपर स्तोत्र ); 
१ ४२ युहेंत असतांना त्यानें केलेली प्राथना ] . 
१ मी आपल्या वाणीने. परमेश्वराला आरोळी मारितो; 
आपल्या वाणीने परमेश्वराची काकळूत करितो. 
२ मी त्याच्यापुढे आपलें गाऱ्हाणे मांडितो; ः 
मी आपलें संकट त्याला निवेदन करितों. 
३ माझ्याठायी माझा जीव गळून गेला, 
तरी माझी गति-तुला ठाऊक होती. 
ज्या वाटेने मी चालतों : 
तींत. त्यांनी मजसाठीं गुप्तपणे, पाश मांडिला आहे. 
४ माझ्या उजवीकडे दृष्टि लावून पाहा. 
मला ओळखणारा कोणी नाहीं 
मला कद्याचाहि आश्रय नाहीं; 
माझ्या जिवाची परवा करणारा कोणी नाहीं. 
५ हे परमेश्वरा, मी तुला आरोळी मारितो; 
: मी म्हणतों, तूंच माझा आश्रय आहेस, 
जीवंतांच्या भूमीत तूं माझा वतनभाग आहेस. 


६७५ 


स्तो>. १४२५६-१०४:५७ 


हत माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे,  . 
कारण माझी फार दुर्दशा झाली आहे; 
माझा छळ करणाऱ्यांपासून तूं. मला सोडीव, 
कारण ते मजपेक्षां बलिष्ठ आहेत. 








७ मीं -तुझ्या नामाचे. उपकारस्मरण करावें म्हणून तूं 


माझा जीव बंदींतून काढ. 
* तूं.मला औदार्य दाखवितोस, - 
यास्तव धार्मिक मजविषयीं उल्लास पावतील. 


१९४४ & [दाविदाचे सवेत] 
4 दे परमेश्वरा, माझी प्रार्थना ऐक 
माझ्या विनवणीकडे कान दे; ् 
तू आपल्या सत्यतेर्ने व न्याय्यत्वाने. माझे. ऐक. 
२ तूं आपल्या..दालाबरोबर न्यायंबाद करूंभरक्रो; : 
क्रारशू. तजपुर्ढे कोणीहि भनुष्य नीतिमान. 
नीतिमान ठरणारःनाही.5, _.”  ::.. 7) 
३ वैरी माझ्या आलम्याच्या पाठीस लागला आहे; 
त्यानें माझा जीव धुळीस मिळविला आहे; 
पुरातन काळच्या मतांत्रमाणें मला. त्याने 
अंधकाराच्या. स्थली: ठेविळें आहे. 
"४, माझा. जीव. माझ्या ठायीं गळून रोठा, आहे; 
माझें,अंतर्यास घाबरे झाळें.आहे. 
५ मी प्राचीन काळचे,दिबस: मनांत. आणित्ते. 
तुया सवे. त्यांचे. मनल करतो; : ..... 
तुझ्या हातच्या. कृतींचें चिंतन करितों 
६ सी आपले हात तुजपुढें प्सरितो. १ 
भूमीम्रमाणें माझा भात्मा तुजसाठी तान्हेला 
- झळा आहेः . . 
७ हे परमेश्वरा त सार्झे ऐक; माझा जीव 
गेला अ ३. 
तूं आपलें सुख मजपासून लपवू नको; 
रूपविशील तर गर्तेत- उतरणाऱ्यांसारखा 
- मीहोईन.  , 
< प्रात:काळी तुझ्या सप्रेम दयेचे शब्द मला ऐकू. दे 
कारण.तुजवर माझा माव आहे; ... 





ज्या. मार्गाने मीं चालावे तो मला कळीव; . . 
कारण मीं आपलें चित्त तुझ्याकडे लाविळें आहे. 

९ हे. परमेश्वरा, माझ्या वैर्‍्यांपासून मळा मुक्त कर; 
मी पळून येऊन्‌ तुजकडे लपलो आहें. 


: १० तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास मला किकीव; 


कारण तूं माझा देव आहेस; 
तुझा उत्तम आत्मा मला सद्धर्मभूमींत नेवो. 
११ हे परमेश्वरा, तूं आपल्या. नामास्तव मला 


तूं आपल्या न्यायाने -माझा जीव संकटांतून काढ. 
१२ तूं आपल्या दयेने माझ्या वैऱ्यांचा नायनाट कर; 
- माझ्या जिवास गांजणाऱ्या सर्वांचा नाश कर; 
कारण मी तुझा दास आहें. 


६९४५४ [दाविदारचे लोत्र ] 
१ परमेश्वर जो माझा दुग त्याचा धन्यवाद होवो; 
तो माझ्या हातांस लढाळ्यास विकवितो; 
माझ्या बोटांस युद्धकौशल्य दिकवितो 


: २ तो माझा दयानिधि; माझा दुर्ग, 


माझा गड, माझा सुक्तिदाता, माझी ढाळ आहे; 
मी त्याचा आश्रय धरितो , 
तो माझ्या प्रजाजनांस माझे अंकित करितो. 


३ हे परमेश्वरा, मनुष्य तो काय कीं तू त्याची न 


ओळख ठेवावी १ 

मानवजाति ती काय कीं तूं तिच्याकडे लक्ष पुरवावे £ 
* मनुष्य श्वासवत्‌ आहे; 

त्याचें आयुष्य नश्वर छायेसारखें आहे. 
५ हे परमेश्वरा, तूं आपलें आकाश लबवून 

- खालीं उतर; 

पवेतांस स्पशन कर म्हणजे ते धुमसतील. 
६ वीज पाडून त्यांची दाणादाण कर; . 

तूं आपले बाण सोडून त्यांची धांदल उडीव. 
७ वरून आपले. हात लांब कर; न 

व महापुरांतून, परक्यांच्या हातांतून, .. - 

मला सोडवून मुक्त कर, . 


१४२६ 





- स्वॉर्चे मुख असत्य वदत; 
त्यांचा उजवा हात असत्याचा हात आहे. 
« हे देवा, मी तुला नवें गीत गाईन; 
दहातारी वीणेवर मी तुझें स्तोत्र गाईन; 
१० तूंच राजांस तारण देणारा आहेस; 

तूंच आपला सेवक दावीद याला दुष्टांच्या 
तरवारीपासून सुक्त करणारा आहेस. 
११ मला परक्यांच्या हातांतून सोडवून मुक्त कर; 
त्यांचें मुख्ध असत्य बोलतें 

त्यांचा उजवा हात असत्याचा हात आहे. 
१२ आमचे पुत्र आपल्या : तारुण्याच्या भरांत उंच 
वाढलेल्या रोप्यांसारखे. आहेत. भं 


कोरलेल्या खां्बांसारंख्यां आहेंत; 


१४ आमचे बैल लादलेले आहेत. 
दरोडे, घरपकढ वे. आकांत हे आमच्या 
रस्त्यांत नाहींत: | 
१५ ज्या लोकांची. स्थिंति अंशी आहे ते धन्य ! 
न्या लोकांचा देव परमेश्वर आहे. ते-धन्य ! 
१९४११ [दाविदाचेल्तोत्र ] 
१ हे माझ्या देवा राजा, मी तुझा महिमा वर्णीन; 
आणि सदासवेकाळ तुझ्या नामाचा 
धन्यवाद करीन. 
२ मीं प्रतिदिवशीं तुझा घन्यवाद करीन; 
आणि सदासवेकाळ तुझ्या नामाचें स्तवन करीन. 
३ परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे. 
त्याची थोरवी अगम्य आहे. 
४ एक पिढी दुसर्‍या पिढीला तुझ्या कृत्यांची प्रशंसा 
करीत राहील. 
त्या तुह्या पराक्रमांचें वर्णन करितील. . 





स्तो» १४४:८-१४५४१९ 





५ तुझ्या वैभवाचा गौरवयुक्त प्रताप 
व तुझीं अद्भुत कृत्यें यांचें मी मनन करीन... 

. ६ तुझ्या भयावह कृत्यांचे प्राबल्य लोके: 
मी' तुझें माहात्म्य वर्णीन: न 

७ ते तुझ्या परमकुपेची आठवण काढितील, 

च तुझ्या न्याय्यत्वाचे पोवाडे गातील, 


' ८ परमेश्वर कृपाळू व कन्हवांळू आहे; 


तो मंदक्रोध व अतिदयाळू आहे. 
२ परमेश्वर सगळ्यांला चांगला आहे; 
त्याची कृपा त्यानें केलेल्या 


| ११ ठे तुझ्या राज्याचा महिमा वर्गितात, 


5 आणि'तुझा पराक्रम कथन करितात; 

१२९ यासाठीं कीं तुझे पराक्रम । 
ब तुझ्या राज्याचे प्रबल वैभष दी 
-मानवजातीस कळावी. जार 

१३ तुझें राज्य युगानुयुग राहणारें राज्य आहे; 
ठु्षा रोज्याधिकारःपिढ्यानपिढ्यांचा आहे. 


१४ परमेश्वर पतन पावणाऱ्या सर्वोस आधार देतो, 


व वाकलेल्या सर्वीसः उभे 


१५ सर्वांचे नेत्र तुजकडे लागतात, 


आणि दूं त्यांत त्यांचा आहार वेळेवर पुरवितोस, 
१६ तूं आपली मूठ उघडून 
सर्व प्राणिमात्रांची इच्छा पुरी करितोस. . 
१७ परमेश्वर आपल्या सव मार्गात. न्यायपर आहे, 
तो आपल्या सर्व कृत्यांत दयाळू आहे. 
१८ जे कोणी त्याचा धावा करितात, 
जे खऱ्या भावाने त्याचा धावा करितात, 
त्या सर्वास परमेश्वर समीप आहे. 
१५९ तो आपलळें भय धरणाऱ्यांची इच्छा पुरवितो; 
व त्यांची आरोळी ऐकून त्यांस तारितो. 


६७७ 


श्तो«० १४५ २०१४७१ ऱै 


स्तोत्रसंहिता 





२० परमेश्रर आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या. संवांचें. रक्षण 
करितो: 
पण सवे दुर्जनांचा नाश करितो. - 
२१ माझें मुख परमेश्वराचे स्तवन करील; 
प्राणिमात्र त्याच्या पवित्र नासाचा :- धन्यवाद 
युगाबुयुग करो. डळ | 


१ परमेश्वराचे स्तवन करा. - :” 
१९४६७ हे माझ्या जिवा; परमेश्वराचे श्‍्तबन कर. 
२ माझ्या जिवांत जीव आहे तोंवर मी 
परमेश्वराचे स्तवन करीन ; 
मला अस्तित्व आहे तोंपर्यंत माझ्या देवाचें 
स्तोत्र गाईन. 
३ अधिपतींवर भरवसा ठेवूं नका; 


मनुष्यावर-भरत्रसा ठेवूं नका; 
:_ त्याच्याकडून साहास्र्य मिळणे: शक्‍य: नाहीं. 


४ त्यांचा प्राण जातो,.तो आपल्या मातीस षुंन' मिळतो; । 


त्याच वेळीं त्याच्या योजनांचा शेवट द्ोलो:.. :' 
५ ज्याच्या साहाय्यास याकोबाचा: देव आहे, . 
ज्याची आज्या आपला देव. परमेश्वर यावर आहे, 
तो धन्य: 
६ त्यानेंच आकाश, :एथ्वी, :'समुद्र व त्यातळें “सवे 
कांहीं निमोण-केलें; 
तो सदा आपलें सत्य वचन पाळितो. 
७ तो छळलेल्यांचा न्यायनिवाडा करितो; :.. 
अकेल्यांस अन्न देतो; 
परमेश्वर बंदिवानांस मोकळे करितो. 
दढ परमेश्वर अंधळ्यांस दृष्टि देतो; 
परमेश्वर वाकलेल्यांस उभे करितो; 
परमेश्वर धार्मिकांवर प्रेम करितो. 
९ परमेश्वर उपर्‍्यांचें रक्षण करितो; 
अनाथ व विधवा यांची दाद घेतो; 
परंतु दुर्जनांचा मागे विषरीतं करितो; . 
१० परमेश सवेकाळ राज्य करितो; . 
१ मुळांत: हालेद्याः 








हे सरीयोना, तुझा देव पिढ्यानपिढ्या राज्य करितो. 
परमेश्वराचे स्तवन करा. . 


१ 'परमेश्वरोचें स्तवन करा. 


६ ४९७ कारण आमच्या देवाची स्तोत्रे गाणें 


चांगळेंआहे, . : . 
आल्हादकारक आहे, आणि स्तोत्रगान झुभरच, आहे. 


* २ परमेश्वर यराठेम पुनः बांधून वसवितो 


बाहेर घालवून दिलेल्या इक्लाएलांस तो एकत्र करितो. 
३ भमहृदयी जनांस तो! बरें करितो. 
: .. तो त्यांच्या जखमांस पट्टया बांधितो. 


डे तो ताऱ्यांची गणती..करितो, 


को त्या सर्वास त्यांची. त्यांचीं नांवें देतो. 


|: ५ आमचा प्रमु थोर व महासमर्थ आहे; 


वीणेवर आमच्या. देवाची स्तोर्त्रें गा. . 
८ तो मेघांनी आकाश आच्छादितो; ..  .. 
तो भूमीकरितां प्जेन्य तयार करितो,  . : 
« तो पद्मस व कावकाव करणाऱ्या 
कावळ्यांच्या पिलांस त्यांचें अन्न देतो. 
१० तो घोड्याच्या बाने आनंदित होत नादीं 
मनुष्याच्या पायांनी संतोष पावत नाहीं. 
११ जे परमेश्वराचे भय धरितात, 
जे त्याच्या दयेची प्रतीक्षा करितात, 
त्यांजवर तो प्रसन्न होतो. 
१२ हे यरालेमा, परमेश्वराचे गौरव कर; 
हे सीयोना, तूं आपल्या देवाचें स्तवन कर. 
१३ कारण त्यानें तुझ्या वेशींचे अडसर. 
बळकट केले आहेत; " 
१ मुळांत: हाठेबय़ा 





६9८ 





| स्तोत्रसहिता स्तो> १७७:१३-१४९:६ 
त्यानें तुझ्या. ठायी तुझ्या मुलांस आशीर्वाद | ८ अभि, गारा, हिम व धुर्के, .. 
दिला आहे. त्याची आज्ञा सिद्धीस नेणारे वादळ, 
३४ तो तुझ्या सीमांच्या आंत शांतता पसरितो; ९ फ्वेत व सर्वे डोंगर, 
उत्कृष्ट गव्हानें तुर तृप्त करितो; फळझाडे व सर्वे गंधसरू, 
१५ तो आपली आज्ञा एथ्वीवर पाठवितो; १० वनपझ्यु व संवे आ्रामप्ठु, 
त्याचा शब्द फार वेगानें घावतो. सरपटणारे प्राणी व उडणारे पक्षी, 
१६ तो लोकरीसारखें हिम पाडितो; ११ पृथ्वीवरील राजे व सर्वे प्रजा, . 
राखेसारखे दंवाचे कण पसरितो. अधिपति व पृथ्वीवरील सवे न्यायाधीश, 
१७ तो आपल्या बफोच्या तुकल्यांचा वषोव करितो. । १२ कुमार व कुमारी, 
त्याच्या हिमापुढें कोण टिकेल १ वृद्ध व तरुण, 


२८ तो आपला हुकूम पाठवून ते विरघळवितो; 

तो आपला वारा वाहवितो तेव्हां पाणी वाहूं लागतें. 
१९ तो याकोबास आपलटें वचन, 

इस्राएलास आपले नियम व निर्णय विदित करितो. 
२० कोणत्याहि राष्ट्राबरोबर त्यार्ने असें वर्तन केलें नाही; 

त्याचे बिर्णय तीं.जाणत नाहींत. 

परमेश्वेराचें स्तवन करा. 


१ परमेश्वराचे त्तवन करा. 
९४८८  आकराशांतून परमेश्वराचे स्तवन करा; 
ऊध्वे लोकीं त्याचें स्तवन करा. 
२ अह्ये त्याच्या सवे दिव्यदूतांनो, त्याचें स्तवन करा; 
त्याच्या सवे सैन्यांनो, त्यांचें स्तवन करा; 
३ अहे सूर्यचंद्रहो, त्याचें स्तवन करा; 
सर्वे प्रकाशमय तार्‍यांनो, त्याचें स्तवन करा. 
४ आकाशांवरील आकाशांनो, त्याचें स्तवन करा. 
आकाशांवरील जलांनो, त्याचें स्तवन करा. 
२ तीं परमेश्वराच्या नामाचें स्तवन करोत; 
कारण त्यानें आज्ञा केली आणि तीं निमोण झालीं. 
६ त्यानें तीं सवेकाळासाठी स्थापिली; 
त्यातें नियम लावुन दिला त्याचे उल्लंघन कोणी 
करणार नाहीं. 9 
७ पृथ्वीवरून परमेश्वराचे स्तवन करा, 
मोठमोठे जलचर वं सवे जलाशय, 


१३ हीं सगळीं परमेश्वराच्या नामाचे स्तवन करोत; 
कारण केवळ त्याचेंच नाम उच्च आहे; 
त्याचें ऐश्वये एॅथ्वी व आकाह यांच्यावर आहे. 

१४ आणि त्यार्ने आपल्या लोकांचें रिंग पुनः उभारिलें, 
हं त्याच्या सवे भक्तांस, र 
त्या'च्यासन्रिध असलेल्या लोकांस म्हणजे इस्ला- 

एलाच्या संततीस स्तुतिपात्र झालें आहे. 
परमेश्वराचे त्तवन करा. 


१ परमेश्वराचे स्तवन करा; 
१४१९ नवें गरोतगाऊन परमेश्वराचें गुणगान करां. 
भक्तांच्या सर्भेत त्याचें स्तुतिस्तोत्रे गा. 
२ इस्लाएल आपल्या निर्माणकत्योंच्या ठायीं 
आनंद करो; 
सीयोनाचीं मुळें आपल्या राजाच्या ठायीं 
उल्लास पावोत. 
३ तीं नृत्य करीत त्याच्या नामाचें स्तवन करोत. 
डफ व वीणा यांवर त्याला स्तुतिस्तोत्रें गावोत. 
४ कारण परमेश्वर आपल्या लोकांवर प्रसन्न आहे; 
तो दीनांस तारणाने सुशोभित करितो. 
५ भक्त गौरवामुळें उद्मासोत; 
ते आपल्या अंथरुणांवरून हर्षघोष करोत. 
६ परमेश्वराची परमश्रेष्ट स्तुति त्यांच्या केठीं असो; 
दुधारी तरवार त्यांच्या हातीं असो; 








१ मुळांत : हाेळ्या. 


१ मुळांत : हाठेळ्या. 


६७९ 


स्तो> १४९:७--नीविसूर्ते १:१४ 





७ तिच्या योगें राष्ट्रांचा सूड त्यांनीं उगवावा 

आणि लोकास शासन करावें. न 
८ त्यांच्या राजांस सांखळदंडांनीं बांधावे 

आणि त्यांच्या सरदारांस लोखंडी बेच्या घालाव्या. 
< लिहून ठेविलेला निवाडा त्यांजवर बजावावा, 

हॅ त्याच्या सवे भक्तांस भूषण होईल. 


परमेश्वराचे स्तवन करा. 
._. $ परेमेश्वराचें स्तवन करा. 
५९५१७. देवाचें त्याच्या पवित्रस्थानीं स्तवन करा; 
त्याच्या सामर्थ्याच्या  नभोमंडळांत 
त्याचें स्तवन करा. 


१ मुळांत : हालेळ्या. 


२ त्याच्या पराक्रमाच्या ढृत्यांस्तव त्याचें स्तवन करा; 
त्याच्या थोरवीच्या वेपुल्यानुसार त्याचें स्तवन करा. 
३ करणा वाजवून त्याचें स्तवन करा. 
सतार व वीणा वाजवून त्याचें स्तवन करा. . 
४ डफ वाजवून व नृत्य कलन त्याचें स्तवन करा. 
तंतुवार्थे व बांसरी वाजवून त्याचें स्तवन करा. 
५ खणखणणारे टाळ वाजवून त्याचे स्तवन करा. 
झणझणणाऱर्‍या झांजा वाजवून त्याचें स्तवन करा. 
६ प्रत्येक श्वासवान्‌ प्राणी परमेशाचे 
स्तवन करो. 
परमेश्वराचे स्तवन करा, 


१ मुळांत : हालेल्या. 





टन 


१ दखाएलाचा राजा 
६ याचीं नीतिसवेः 
२. ज्ञान व शिक्षण हीं संपादण्यांत यावी; 
बोधमय वचनांचें परीक्षण करण्यांत यावें; 
३ सज्षतेच्या व्यवहाराचे शिक्षण, 
धर्म, नीति व सात्विकपण हीं प्राप्त कशन घेण्यांत यावी. 
४ भोळ्यांस चातुर्य, 
तरुणाला ज्ञान व चाणाक्षपण प्राप्त करून द्यावे; 
५ ज्ञानी पुरुषाने ऐकाचें, त्याचें ज्ञान दाढावें; 
बुद्धिमानाने सुविचार प्राप्त करून घ्याबा; 
६ बोधवचने व द्षांत “ 
झानी लोकांच्या उक्ति व. गूढकचने.... समजावी; 
यांसाठी हीं आहेत. 


दावीदपुत्र शलमोन 


औारेम होय, 


टणऑॉ”कसशसिसिसनललॅससललसिसिलललॅससऑिससिसिटिटि0िप?पीपीप?पा0ी?0?0प?पी?0णाप0?0 


७ परमेश्वराचे भय हें ज्ञानाचा प्र 
१ अथवा: मुख्य भाग 





पण मूख लोक ज्ञान व दिक्षण तुच्छ मानितात. 
८ माझ्या मुला, आपल्या बापाचा बोध ऐक, 
आपल्या आईहेची विस्त सोड नको; 
९ कारण ती तुझ्या शिराला भूषण, 
व तुझया गळ्याला हार अशीं आहेत. 
१० माझ्या मुळा, पापी जन तुला भुल्याप देतील 
तर तिला वश होऊं नको. 
११ ते म्हणतील, आम्हांबरोबर ये. 
आपण रक्तपात करण्यास टपून बसूं, 
निर्दोषी मनुष्याकरितां निष्कारण लपून बसूं; 
१२ त्यांस जीवंतपणींच अथोलोकाप्रमाणे गट्ट करूं, 
गर्तेत गडप .होणायांप्रमाणें सात्त्विकांस गिळून टाकू; 


, १३ आपणांस सवे प्रकारचे मोलवान्‌ पदार्थ मिळतील, 


आपलीं घरें टटीनें भरू; 
१४ तूं आमचा भागीदार हो, 
आपण सर्वे एकच पिदावी बाळगू; 


६८० 


नीतिसूर्वे 


अ०- १११५-२१ 





१५ तर माझ्या मुला, त्यांच्या मार्गानें तूं. जाऊं नको; | २८ त्या समयीं ते मला हाक मारितीळ, - 


त्यांच्या वाटेत आपलें पाऊल पहू देऊं नको; 
१६ कारण त्यांचे पाय दुष्कर्म करण्यास धावतात, 
आणि रक्तपात करण्यास त्वरा करितात. 
१७ एकाद्या पक्ष्याच्या डोळ्यांदेखत, 
जाळें पसरणे व्यर्थ होय. 
१८ ते आपल्या रक्तपातासाठीं टपतात, 
ते आपल्याच प्राणघातासाठीं दडून बंसतात. 
१९ धनाचा लोभ धरणाऱ्या सवाची गति 
अश्चीच आहे; 
तें आपल्या मालकांचा जीव घेतें. 


२० झान रस्त्यावर पुकारा करिते, 
चवाठ्यांवर आपली वाणी उच्चारिते; 
२१ गजबजलेल्या रस्त्यांच्या नाक्यांवर, 
वेशींच्या. दारांत, घोषणा करिते, 
नगरांत आपले हे शब्द उच्चारिते: 
२२ अहो भोळ्यांनो, तुमचें भोळेपण तुम्हांस 
_ कोठवर आवडणार १ 
धमीनेंदा करणारे धर्मनिंदेंत कोठवर 
आनंद पावणार, न 
आणि मूर्ख लोक ज्ञानाचा तिटकारा कोठवर करणार? 
२३ माझा वाग्दंड ऐकून वळा; 
पाहा, मी आपल्या आम्म्याचा वर्षाव तुम्हांवर करीन, 
मी आपलीं वचने तुम्हांस कळवीन. 
२४ मीं हाक मारिली पण तुम्ही आलां नाहीं; 
मीं आपला हात पुढें केला, 
पण कोणीं लक्ष दिलें नाही; 
२५ तुम्हीं माझ्या सवे बोधाचा अव्हेर केला, 
व माझा वाग्दंड मुळीं जुमानिला नाहीं; 
२६ यास्तव तुमच्या विपत्कालीं मीहि हसेन; 
तुमच्यावर संकट आलें असतां मी थद्च करीन; 
२७ वादळाप्रमाणें तुम्हांवर संकट येईल, 
आणि तुफानाप्रमाणे तुम्हांस विपत्ति प्राप्त होईल; 
विपत्ति व उद्देग हीं तुम्हांवर ओढवतील. 


पण मी उत्तर देणार नाही; 
ते मला आसक्तीनें शोधितील, 
पण मी त्यांस सांपडणार नाहीं; 
२९ कारण त्यांनीं ज्ञानाचा तिटकारा केला, 
आणि परमेश्वराचे भय मान्य केलें नाही; 
३० त्यांनीं माझ्या बोधाचा अव्हेर केला, 
त्यांनीं माझा वाग्दंड तुच्छ ठेखिला; . . 
३१ म्हणून ते आपल्या वर्तनाचें फळ भोगितील, 
आपल्या मसलतीचें भरपूर फळ भोगितील. 
३२ कारण भोळ्यांचें भलतीकडे वळणें त्यांच्या नाशास 
कारण होईल. 
मूखांची भरभराट त्यांचा नाश करिते; 
३३ पण जो माझें ऐकतो तो सुरक्षित राहतो, 
आणि अरिष्टाची भीति नसल्यामुळें स्वस्थ असतो. 


१ माझ्या मुला, जर तूं माझी वचनें स्वीकारिशील, 
माझ्या आज्ञा. आपल्याजवळ 
सांठवून ठेविश्ील, 
२ आपला कान ज्ञानाकडे देशील, 
आणि आपलें मन सुज्ञानाकडे लावशील; 
३ जर तूं विवेकाला हाक मारिशील, 
सुज्ञतेची: आराधना करिशील; 
४ जर तू स्प्याप्रमाणें त्यांचा शोध करिज्लील, 
व गुप्त निघींप्रमाणे त्याला उमगून काढिशील; 
५ तर परमेश्वराच्या भयाची तुला जाणीव होईल, 
आणि देवाविषयींचें ज्ञान तुला प्राप्त होईल. 
६ कारण ज्ञान परमेश्वर देतो; 
त्याच्या मुखांतून ज्ञान व सुजक्षता येतात; 
७ सरळांसाठीं तो यंशाःप्राप्ति सुलभ करितो; 
सात्त्विकपणें चालणाऱ्यांस तो. ढाल आहे; 
८ अशासाठी कीं त्यानें नीतिमार्गाचें रक्षण करावें, 
आणि आपल्या भक्तांचा मार्ग संभाळावा. 
९ धमे, नीति व सात्विकता . 
अशा सवे सन्मागौची तुला जाणीव घडेल. 


६८१ 


अ० २४१०-३४१९ 


-- ० कारण ज्ञान तुझ्या वित्तांत अत्रेश करील 
आणि विद्या तुझ्यां जिवाला रम्य वाटेठ 
११ विवेक तुझे रक्षण करील, - 
समजसपणा तुर्त संभाळील; - 
१२ म्हणजे कुमागोपासून, विवेकश्चल्य गोष्टी 
करणार्‍या मभुष्यांपासून, तो तुला दूर ठेवील; 
१३ ते सरळपणाचे मागे सोडून 
:___ अंधकाराच्या मार्गौनी चालतात; 
१४ त्यांला दुष्कर्म करण्यांत आनंद वाटतो. 
दुष्कमोच्या कुटिलतेवरून ते उद्चास पावतात. 
१५ त्यांचे मार्ग वाकडे आहेत, 
त्यांच्या वाटा विपरीत आहेत. 
१६ परस्नीपासुंन, भोहक भाषण करणाऱ्या परक्षीपासून 
ज्ञान तुझा बचाव करील 
१७ तिने आपल्या तरुणपणाचा मित्र सोडिख आहे, 
ती आपल्या देवाचा करार विसरली आहे; 
१८ तिच्या घरांतून मृत्युमुखाकडे बाट आहे, 
तिच्या वाटा मेलेल्यांकडे जातात; 
१९ जे. तिजकडे जातात त्यांतून कोणी परत येत नाहीं, 
जीवनाचे माग. साधत नाहींत. 
२० यास्तव तू. भल्यांच्या:भागोने चालावे 
व धार्मिकांच्या रीतीचें अवलंबन करावें... 
२१ कारण सरळ जनच देशांत वस्ती करितील;- 
सात्विक जनं त्यांत राहतील. ी 
२२ दुजेनांचा देशांतून उच्छेद होईल, - 
- अनावाऱ्यांचें त्यांतून निमूठन होईल. 


१ माझ्या सुला, मार्शे घमेदयाक्ञ. विसरू नको. 
-३ तुझ्या चित्तांत माझ्या आज्ञा वागोत: 





२ कारण. त्यांपासून दीधे आयुष्य, वयोब्द्धि व 


कल्याण हीं तुला प्राप्त होतील, 
३ दया व सत्य ही तुला न सोडोत; 
त्यांची माळ वू. आपल्या गळ्यांत वागीव; 
त्यांस आपल्या हृत्पटावर लिहून ठेव; 
"४ म्हणजे तुला देव व मनुष्य यांजकडून, 





नीतिसू्े 








अनुभ्रह व सुकीर्ति हीं प्राप्त होतील. 
७ तूं आपल्या अगदीं मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, 
आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहूं नको; 
६ तूं आपल्या सवे मार्गात त्याचा आंदर कर, 
म्हणजे तो तुझा मागेदशेक होईल. 
७ तूं आपल्या दृष्टीने स्वतःस शहाणा समजूं नको;. 
परमेश्वराचे भय धर आणि दुष्करमांपासून दूर राहा. 
८ हैं तुझ्या देहाला आरोग्य 
च हाडांना सत्व असें होईल. । 
२ तूं आपल्या दव्यानें व आपल्या सवे उत्पन्नाच्या 
प्रथम फळारने परमेश्वराचा सन्मान कर; 
१० म्हणजे तुझीं कोठारें समरद्वीने भरतील, 
तुझी कुंडे नव्या द्राक्षारसार्ने भरून वाहतील. 


आणि त्याच्या शासनाला केटाळूं नको; 
१२ कारण जसा बाप आपल्या आवडत्या सुलाला, 
तसा परमेश्वर ज्याच्यावर प्रीति करितो त्याला 
शासन करितो. 


१३ ज्याला ज्ञान प्राप्त होते, जो खुक्लता संपादन करितो, 
तो मनुष्य धन्य होय 
१४ कारण त्याचा सौदा रुप्याच्या सौद्यापेक्षां, 
व त्याचा लाभ.उत्कृष्ट सोन्यापेक्षां उतम आहे. 
१५ ज्ञान मोत्यांपेक्षां मौल्यवान. आहे; 
आणि तुला कोणतीहि इष्ट वाटणारी वस्तु 
त्याच्याशीं तुल्य नाहीं. 
१६ त्याच्या उजव्या हातांत दीघ आयुष्य आक्वे; 
त्याच्या डाव्या हातांत घन व गौरव हॉ आहेत. 
१9 त्याचे मागे आनंदाचे आहेत; 
त्याच्या सवे वाटा श्ांतिमय आहेत. 


१८ जे त्याठा घरून राहतात त्यांस तें 


जीवनवृक्षरूप आहे; 
जो कोणी तें राखून ठेवितो तो धन्य होय. 
१९ परमेश्वराने एथ्वीचा पाया ज्ञानार्ने घातला; 


६८२ 


अ::देः१९-३१७ 





२० त्याच्या ज्ञाननलाने जलाशय बाहेर आठे, 
वब आकार ददिंवर वर्षते 


२१ माझ्या मुला, तीं तुझ्या डोळ्यांआढ 
होऊं 


तूं चातुर्‍ये व विवेक हीं संभाळून ठेव. 
२२९ म्णजे तीं तुझ्या आत्म्याला. जीबन 
य तुझ्या कंठाठा भूषण अंशीं होतील. 
२३ तेव्हां तू आपल्या मागोनें निभेय चाल्झील, 
तुझ्या पायाला ठोकर लागणार नाही. 
२४ तूं निजतेवेळीं भिणार नाहींस; 
तूं निजश्ील आणि तुझी झोंप सुखाची होईळ. 
२५ तू अकस्मात्‌ आढेल्या घोक्याला मिऊं नको, 
दुष्टांची घाड आली तरी मिऊं नको; 
२६ कारण परमेश्वर तुझा रक्षणकती होईल, 
तो तुझा पाय युंतूं देणार नाहीं. 
२७ एखाद्याचें बरे करणें उचित असून तें करण्याचें 
तुझ्या अंगीं सामथ्ये असल्यास ' 
तें करण्यास माघार घेऊं नको 
२८ एकादी वस्तु तुजजबळ असतां, आपल्या शेजाऱ्याला 
असें सांगू. नको कीं ी 
तूं जा आणि उद्यां परत ये, 
:. म्हणजे..ती मी तुत्म देईन. - 
२९ तुझा शेजारी तुजजवळ निमैम्र- राहतो असें. पाहून 
'त्याचें वाईट योजूं नको. ी 
३०एकाद्या मनुष्यानें तुझे वाईट केलें नसतां 
त्याजशीं उगीच भांडण करूं नको. 
३१ जुलूम करणाऱ्यांची स्पघो करूं नको, 
त्याची कोणतीहि रीत स्वीकारू नको.. 
३२९ कारण परमेश्वराला कुटिलाचा वीट आहे, ': £, 
पण सरळांब्रोबर त्याचें रहस्य आहे. 
३३ परमेश्वराचा शाप दुजेनांच्या घरावर असतो; : 
पण. धार्मिकांच्या वस्तीला तो आश्रीर्वाद देतो. .. 
३४ उपहास करणाऱ्यांचा तो अवश्य उपहास करितो, 


१४ दुजनांच्या मायोत 


६८३ 


पण दीनांवर तो कृपाप्रसाद करितो. 


३५ ज्ञानी वेभवाचे वतनदार होतीळ, : 


पण मूख लजेची-बढती:पावतीळ. 


१ सुलंनो, बापाचे शिक्षण ऐक्रा, 
व खुज्ुता समजण्यासाठी त्याकडे लक्ष द्या. 
२ कारण मी तुम्हांस उत्तम धर्मोपदेश करितों; 
३ कारण मी आपल्या बापाचा पुत्र होतो 
माझ्या आईच्या दृष्टीनें मी सुकुमार 
व एकुलता एक होतों. 


:४ तो. मला. झ्िकवी व म्हणे, 


माझी वचनें तुझ्या चित्तीं राहोत; 

वू माझ्या आज्ञा पाळ ब दीघोयु ह्वो; * 
५ ज्ञान संपादन-कर, सुहृता संपादन कर; . 

तीं बिसरू नको, माझ्या तोंडच्या वचनाला 

होऊं. नको, 

६ तें सोह नको म्हणजे तें तुझें संरक्षण करील; . 

त्याची आवड धर म्हणजे तें तुझा संभाळ. करील. 
७ श्ञान ही श्रेष्ठ चीज आहे. म्हणून तें. संपादन कर; 


":““आपली सवे संपत्ति वेचून-सुंहृता संपादन क्रर. . 


८ त्याला उच पद दे म्हणजे तें तुत्ती :उन्तति करील; 
त्याठा कवटाळून राहझील-तर. तें तुझे. गौरव. करील. 

९ तें तुलाः शोभिवंत विरोभूषण देईल; भर 
तुला सुंदर मुकुट -देईळ. 


१० माझ्या मुळा, माझीं वचे ऐकून घे, 


म्दणजे तुझ्या आयुष्याची मयोदा वृद्धिंगत होईल. 


११ मी तुला ज्ञानाचा मागे शिकविला आहे, . 


तुला सरलतेच्या वाटांनी चालविले आहे. 


१२ तू चालशील तेव्हां तुझीं पावलें.  अडखळणार. नाहींत; 


तू. घावशीळ तेव्हां तुळा ठेच लागणार नाहीं, . 


१३ तू शिक्षण दढ घरून ठेव; सोहं नको 


तें जवळ.राख;-क्रारण लें तुर्णेशजीवन झाहे. 
पिर नको; 1 


गअ«० ४५१४-५४१८ 


० त्यापासून दूर राहा, त्याजवडून आाऊं नको; - : 
त्यावरून मार्गे कीर -आणि आपल्या मार्गीला-लाय 
१६ कारण दुष्कमे केल्यावांचून त्यांना झोप येत नाहीं. 
कोणाला पाढिळें नाहीं: तर त्यांची झोप उडते. 
१५७ कारण तते दुष्टाईनें. मिळविलेळें अभ्न खातात भी 
बंलात्कारानें.सिळविलेला द्राक्षास्स पितात; 
१८ परंतु धार्मिकांचा मार्ग :-. ::: . प 
मध्यान्हापर्यंत उत्तरोत्तर वाढणाऱ्या 
उदयप्रकाशासारख्रा आहे. | 
१९ दुजेनांचा मागे अंधकारासारखा आहे. 
त्याला कशाची ठेच लमयते > हे: त्यांस:कळत नाही. 
२० झाल्या सुला, माझ्या: वंचसांकडे'ठक्ष लाव;.:> : 
माझ्या सांगण्याकर्डे:काकदे.::- »:::10 5. ' 
२१ तीं तुझ्या झेळ्यांपुहन जाऊं देऊं नको; 4. : 
तीं आपल्या अंत:करणांत;ठेव. ्ऱ 
२२ कारण तीं.ज्यांस-ळांभतात,: ::-: :7 
ल्यांस.. ती : जीवन देतात आणि' :त्यांच्या” सबंध 
: "देहाला, आरोग्य देतात. रु 
२३ सवे." रक्षणीयः 'वल्षपेक्षा? आपल्या: ेंतः्करणाचें 
रविश्षेष रंक्षूण:कर£ “5: " : 
'कारण'श्यांते. जीवनाचा उगम आहे. न्यान 
२४ तूं उद्दामपणाचें>जाषण. करण्याचे सोईॅन-दे; भं ग 
, कुटिल वाणोपासून फार कूर'र॑हा:.- ::. 
२५ तुझे डोळे नीट पुढें पाहोत, 
तुझ्या पापण्या तुझ्यापुढे सरळ-राहोत; .: . ::. : 
२६ आपल्या पायांची वाट सपाट (कर; 5: * 79 
तुझे सवे मार्ग निश्चित असोत. . अ: : 
२७ तूं डावीउजबीकडे वळूं नको; 
“> दुष्कर्मातून आपलें पाऊल काढ. 
१ माझ्या-सुला, तूं विवेक राखावा .--_ » 
च सुझ्या वाणीर्ने ज्ञान जपून:ठेवावें, 
२ म्हणून तूं माझ्या. ज्ञानक्षिक्षपाकडे लक्ष लाव, - . 








ण 
ण्केलल 








7४९. - 











माझ्या सन्ञतेच्या बोघाकडे कान दे. 
३ कारण परतीच्या ओठांतून मंध खवतो, 
तिचें तोंड तेलापेक्षां तुळतुळीत असते; 
४ तरी ती अखेरीस दवण्यासारखी कडू 
व दुधारी तरवारीसारंखी तीक्ष्ण होते. 
५ तिचे पाय सृत्यूकडे खालीं जातात 
तिची पावे. अधोलोकास लागतात. 
६ म्हणून तिला जीवनाची नीट वाट सांषडंत॑ नाहीं; 
तिचे मागे. डळमळीत आहेत; .हे: तिशा कळत 
नाहीः व 
७ तर आतां मुलांनो, माझें ऐका, 
माझ्या तोंडचीं वचनें सोई नका. “: 
८ तिच्याकडची वाट सोहून दे, “-  :-. 
तिच्या घराच्या दाराजवळ जाळे नको; भ 
९ गेलास तर तुझी' अब्रू दुसर्‍यांच्या हाती जाईल, 
आणि तुझ्या. आयुष्याचे दिवस निष्ठुरांच्या 
हातीं जातील; ' : 
१० तुझ्या' घनालें परके गबर होतील, 
आणि तुझ्या श्रमाचे फळ दुसर्‍याच्या घरांत जाईल: 
११ आणि परिणामीं तुझा देह व तुझी शक्ति क्षीण 
झाल्यावर तू ओोक करिशी; 
१२ आणि मग तूं येणेंप्रमाणें म्हणतील 
मीं शिक्षणाचा द्वेष कसा केला १ र्क 
माझ्या अंतःकरणार्ने शासन कर्से. तुच्छ >मानिलें १ 
१.३ मीं:आपल्या शिक्षकांची वाणी: ऐकली नाहीं 
मला जे बोध करीत त्यांच्याकडे मीं कान दिछा नाहीं. 
१४मंडळी वसभायांच्यादेखत  . . 
मी बहुतेक दुष्कर्मात गढलेला असें. . 
१५ तूं आपल्याच टाक्‍्यांतर्ले- पाणी.पी, *- : 
आपल्या बिहिरींतर्ळे. वाहते पाणी पी. 
3६ तुझे झरे बाहेर वाहून जावे. काय? 
तुक्षे जलाचे प्रवाह रस्त्यांवरून वाहाजे कायर 
१७ ते केवळ तुझ्यासाठी असोत, ऱ 
तुझ्याबरोबर दुसऱ्यांना त्यांचा उपयोग न घडो, 
%८ तुझ्या: झर्‍्याला आशीवाद प्राप्त होवो. र 


६द्ड 


नीविसू्े 


अ ५४१४६२१ 





तरुणपणी केलेल्या ज्लीसह संतुष्ट ऐस. 
१९ रमणीय हरिणी, सुंदर रानशेळी 
यांप्रमाणे तिचे स्तन तुला सर्वदा तृप्त राखोत, 
तिच्या प्रेमानें तुझे चित्त मोहित होवो. 
२० माझ्या मुला, परख्नीने तुझें चित्त कां मोहित व्हावें ? 
परक्या ख्रीला तूं कां आलिंगन द्यावे? . 
. २१ मनुष्याचे मार्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत, 
-. आणि तोच त्याच्या सचे वाटा नीट करितो. | 
२२ दुर्जनाला त्याचीं स्वतांचींच दुष्क्मे पछाडितात;  _। 
तो आपल्याच पापाच्या पाशांत सांपडतो. | 
२३ त्याला शिक्षण मिळालें नाहीं म्हणून.तो भरतो. 
तो आपल्या आति मूखेपणामुळें भ्रांत होतो 


| 


१ माझ्या मुला, जर 'तूं आपल्या झेजाऱ्याला. . 
द्‌ -_._. जामीन राहिलास, 
परक्यासाठीं तूं हातावर हात :दिला; । 
२ तर तूं आपल्या..'तोंडेच्या', वचनांला ,युंतठा. आहेस; 


तूं आपल्या तोंडच्य़ा :शब्दांनीं: बद्ध. झाळा..भाहेस. | 


३ ह्याकरितां माझ्या सुला, तूं असें.कर-कीं. आपणाला : 
मुक्त करून घे, : | 
कारण तूं आपल्या शेजाऱ्याच्या हातीं . | 
सांपडला आहेस. । 
तर जा, त्वरा कर; आपल्या होजाऱ्याला- अत्या- 
महानें गळ घाल, | 
४ तूं आपल्या डोळ्यांस निद्रा लागूं देऊं नको. | 
आपल्या पाप्ण्यांस झापड पहूं देऊं नको. . | 
५ ज्याप्रमाणें पारध्याच्या*ह्षतून 'हरिणीला, -- : 
ज्याप्रमाणें फासेपारध्याच्या, हातून पक्ष्याळा, 
त्याप्रमाणें आपणाला मुक्त करून घे. - 


६ अरे आळशा, मुंगीकडे जा; - 

तिचें वर्तन पाहून शहाणा हो; . 
७ तिला कोणी धनी 

देखरेख करणारा किंवा अधिपति नसतां 
८ ती उन्हाळ्यांत आपलें अन्न मिळविते 


आणि कापणीच्या दिवसांत आपटे: अक्ष्य- जमा 
करून ठेविते. , क. 
९ अरे आळशझा, तूं किती वेळ निजज्ञील ६: 
आपल्या झोपेंतून केव्हां उठल्लील १ - . 
१० आणखी थोडीशी झोष , घेतो, आणखी थोडीद्ली 
डुकली खातों न 
आणखी हात उराद्ीं धरून जरा निजतों. 
११ असें म्हणत जाझील, तर . दुला दारिद्य 
दरोडेखोराप्रमाणें 2 
आणि-आ्रस्वी. तुला सशक्ष मनुष्याप्रमाणे. गांठील. 
१२ अधम व दुर्जनमनुष्य . ,:८” : .“ ८ 
उद्दामपणाचें भाषण करीत::ज्ञातो क 
१३ डोळे मित्कावितो, पायांनी :हज्ञारा. करितो 
बोटांनीं<खुणावितो. वी 
१४ त्याच्या मनांत उद्दामपणा: असतो; 
तो दुष्कमोची योजना क्ररीत असतो& 
तो वैमनस्य पसरितो; र 
१'५ यामुळें त्याच्य़ावर- बिपत्ति. अकस्मात्‌ येईल 
त्याचा एकाएकी "चुराडा होईल 
त्याचा निभाव लागणार नाहीं 
परमेश्वर ज्यांचा द्वेष करितो अशा सहा गोष्टी 
आहेत. 
नव्हे, त्याला अशा सात. गोष्टींचा वीट आहे. 


१६ 


। १५७ उन्मत्त दृष्टि, लबाड बोलणारी जिव्हा,... “-:: 


निर्दोष रक्त.पाडफारे--दात, : .- : 


न १८ दुष्ट योजना. करणारें अंतःकरण, - . : :. 


दुष्कम करण्यास. त्वरेने धावणारे. पाय, 


१९ लबाड बोलणारा खोटा-.साक्षी 


व॒भावाभावांत..- वैमनस्य उत्पन्न : करणारा मनुष्य, 
ह्या त्या होत तट 


२० माझ्या मुला, तूं आपल्या बापाची आज्ञा पाळ, . 
आपल्या आईची खिस्त सोई नको; 


। २१-ती नेहमीं आपल्या उराशी कवराळून. धर, 
५९५ 





अ ६: २१--७१४ नीतिदु्े 
ती आपल्या गळ्यांत बांधून ठेव. ३५ तो कसल्याहि खंडणीची पर्वा करणार नाहीं; 
२२ तूं चालशीलं तेव्हां ज्ञान तुला मार्ग दाखवील; त्याला तूं बहुत देणग्या दिल्या तरी त्याचें समा- 
तृ. निजश्षील तेव्हां तें तुझें रक्षण करील; धान होणार नाहीं. 
तूं जागा होशील तेंव्हा तें तुजशी बोलेल. 
२३ कारण ती आज्ञा केवळ दिवा आहे १ माझ्या मुला, माझी वचनें राखून ठेव, 
ब ती शिस्त केवळ प्रकाश आहे; १७ . माझ्या आज्ञा आपल्याजवळ सांठवून ठेव. 


बोधाचा वाँग्दंड जीवनाचा मार्ग आहे 
२४ दुष्ट ज्लीपासून, परक्लीच्या गोडबोल्या जिव्हेपासून, 
तीं तुझें रक्षण करणारीं आहेत. 
२५ तू आपे चित्त तिच्या सौंदर्यास पाहून ठोळप 
होळं देऊं नको 
तिच्या नेत्रकटाक्षांला वश होऊ नको. 
२६ कारण व्यमिचारिणीच्या संगतीने -; 
मनुष्य माकरीच्यॉ. तुकड्याला मोताद्‌ होतो. 
सैरिणी ल्ली पुरुषाच्या अमोल जिवाची शिकार करिते. 
-२७ मनुष्याने आपल्या उराशी विस्तव धरिला 
तर त्याचीं बॅले जेळधार नाहींत काय £ . . 
.. २८ कोणी निखाऱ्यावरून चालला प 
तर त्यांचे पाय पोळणार नाहींत काय? ' : 
२९ जो कोणी आपल्या शेजाऱ्याच्या क्लीं गंमन करतो 
ग तो असा आहे; ४... 
जो कोणी तिला स्पॅशे करितो तो निर्दोष 
असणार नाहीं न 
३० चोर 'मुकेला असल्यामुळें त्यानें आपला जीव 
शात करण्याकरितां चोरी केली, ' 
तर त्याला लोक तुच्छ मोनीत भाहीत; 
३१ पण तो सांपडला तर सातपंट परत देईल; 
तो आपल्या धरची सवे मत्ता देईल. 
३२ श्लीशीं जारकर्म करणारा अक्कल्झन्य आहे; 
जो आपल्या जिवाचा नाश करून घेऊं पाहतो 
तो असें करितो. 
३३ त्याला घाय व अपकीर्त हीं प्राप्त होतील; 
त्याची निंदा कधीं पुसून जाणार नाही. 
३४ कारण देंष्या पुर्षास संतप्त करिते; 
सूड उगविण्याच्या दिवशीं तो गय करणार नाहीं. 


२ माझ्या आज्ञा पाळ म्हणजे तं. वांचक्षील; 
माझी शिस्त तूं आपल्या डोळ्यांतल्या बाहुली- 
प्रमाणें सांभाळ. न 
३ तीं आपल्या बोटांस बांघ; 
ती आपल्या हृत्पटांवर लिहून ठेव. . 
४ तूं माझी बहीण आहेस असें ज्ञानाला म्हण; 
आणि सुक्ञतेला आपली जिवलग मैत्रीण म्हण; 
५ त्याथ्यायोगारने परसत्रीपासून, 
गोड भाषण करणार्‍या परक्या सख्रीपासून तुझें 
रक्षण होईल. 
६ मी आपल्या घराच्या .खिडकीजंवळील 
'* जाळीतून बाहेर पाहिलें तो, 
*अ भोळ्या मंडळींत, तरण जनांमध्यें 
एक बुद्धिहीन तरुण पुरुष 
माझ्या दृष्टीस पडला. 
८ तो तिच्या घराच्या कोनाजवळून जाणाऱ्या 
- आळींतून फिरत होता; 
तो तिच्या घराकडच्या वाटेने. 
९ संध्याकाळीं, दिवस मावळतां. 
रात्रीच्या ' काळोखांत, निबिड अंघकारांत गेला. 
१०. तेव्हां वेश्येचा पोशाख केलेली 
कोणी एक कावेबाज खरी त्याला भेटली. 
११ ती वाचाळ व स्वच्छंदी असून 
तिचे पाय घरीं टिकत नाहींत; 
१२ कधीं रस्त्यांवर, कधीं चवाट्यांवर, 
कधीं प्रत्येक नाक्याजवळ ती टपत असंते. 


१३ तिनें त्याला धरून त्याचें चुंबन घेतलें; 


तिर्ने निलंज्ञ सुखाने त्याला म्हटलें, 
१४ मला शांत्यपणे करावयाची होती; 


६८६ 


नौतिवूचे | 
:- ९ मार्गावरील उंचवठ्यांच्या दिखरांवर, . 





मी आपले नवस आज फेडून चुकर्ले. 


१५ ह्याकरितां तुला भेटावयाला व तुझें मुख पाहावयाला, | 


मी बाहेर आळें आहें आणि तूं मत्र सांपडला आहेस. 
१६ मीं आपला पलंग वेलबुटीदार गिरद्यांनी, 
मिसरी तागाच्या पद्रेदार वश्नांनीं सजविला आहे. 
१७ मीं आपली गादी बोळ, अगरू वः दालचिनी, 
यांनीं सुवासिक केली आहे. 
१८ ये, चल, आपण सकाळपर्यंत प्रीतीनें रमून तृप्त होऊं; 
आपण प्रेमानंदाने आराम पावू. 
१९ कारण घरधनी घरीं नाही, 
तो दूरच्या प्रबासाला गेला आहे; 
२० त्यानें पैशांची पिशवी बरोबर नेली आहे; 
तो पौर्गिमेस धरीं येईल. । 
२१ तिनें आपल्या पुष्कळ मोहक भाषणानें त्याला 
वश केलें, 
आपल्या वाणीच्या माधुयोर्ने त्याला आकर्षून घेतलें. 
२२ तो तत्काळ तिच्या मार्गे चालला, 
जसा बैल कापला जाण्यास जातो, 
जसा बेडी घातलेला मूर्ख शिक्षा भोगण्यास जातो, 
२३ जसा पक्षी, पाश आपला जीव घेण्याकरिता आहे 
हें न जाणून त्याकडे धाव घेतो, 
तसा तो जातो; 
पण अखेरीस तीर त्याचें काळीज भेदून जातो. 
२४ तर माझ्या मुलांनो, माझें ऐका, 
माझ्या तोंडच्या वचनांकडे लक्ष द्या. 
२५ तुझ्या मनाला तिच्या मार्गाकडे वळूं देऊ नको, 
तिच्या वाटांनी जाऊन बहकूं नको. 
२६ कारण तिनें बहुतांना घायाळ करून पाडिलें आहे; 
तिनें बघिलेल्या सर्वांची संख्या फार मोठी आहे. 
२७ तिचें घर म्हटलें म्हणजे अधोलोकाकडे, मृत्यूच्या 
खोल्यांकडे र 


खालीं उतरण्याचा मार्ग होय. 


१ शान घोषणा करीत नाहीं काय £ 
€€. . सुक्ञपण आपल्या वाणीची गर्जना करीत 
नाहीं काय? 


६८७ 


अ> ७५१४-८११७ 


चवाठ्यांवर तें उभें असतें; 
३ तें वेशींनजीक, नगराच्या तोंडी, 
प्रवेशद्वारी मोठ्याने ओरडून म्हणते, न 
४ मानवहो, मी तुम्हांठा हाका भारीत आहे; 
मनुष्यजातीसाठीं माझी वाणो आहे. 
५ अहो भोळ्यांनो, तुम्ही चातुर्याची ओळख करून घ्या; 
मूर्खांनो, सुबुद्ध हृदयाचे व्हा. 
६ ऐका, कारण मी उत्कृष्ट गोष्टी सांगणार आहे. 
माझ्या वाणींतून सरळ गोष्टी निघणार आहेत. 
७ माझें तोंड सत्य बोलते; 
माझ्या दाणीला दुष्टपणाचा वीट आहे. , 
८ माझ्या तोंडची सवे वचने न्यायाची आहेत; 
त्यांत कांहीं वांकरडे व विपरीत नाही. . 
९ ज्याला समजूत आहे त्याला ती सर्व उघड आहेत, 
तीं ज्ञान प्राप्त झाळेल्यांस सरळ आहेत. 
१० रुपें घेऊं नका तर माझें शिक्षण घ्या; 
उत्कृष्ट सोनें न घेतां ज्ञान घ्या. 
११ कारण मोत्यांपेक्षा ज्ञान उत्तम आहे; 
सवे इष्ट वाटणाऱ्या, वस्तु त्याच्याशीं . तुल्य नाहींत, 
१२ मी जें ज्ञान त्या माझी वस्ती चांतुर्याबरोबर आहे;. 
आणि विद्या व विवेक हीं मीं प्रात करून 
घेतलीं आहेत. 
१३ परमेश्वराचे भय धरणे म्हणजे दुष्कर्माचा दवेष 
करणें होय; 
गवे, अभिमान, कुमार्ग व उद्दामपणाची वाणी 
यांचा मी द्वेष करिते. 
१४ मसलत व कार्यसिद्धि हीं माझी आहेत; 
मी सुज्ञतामय आहें; मला सामर्थ्य आहे. 
१५ माझ्या साहाय्यानें राजे राज्य करितात, 
अधिपति न्याय ठरवितात. 
१६ माझ्या साहाय्याने अधिपति, सरदार, 
व॒शथ्वीवरील सवे न्यायाधीश अधिकार चालवितात. 
१७ मजवर जे प्रीति करितात त्यांजवर 
मी प्रीति करिते; 
जे मला परिश्रमाने शोधितात त्यांस मी सांपडतें. 


अ० ८४१८-९५९ 


नीतिसूते 


'मळाळााधडामाडवडामधभामजयाजाडाममायालाालाकानायााजाावाानाका्वाकाचनााीनायाकोळाजामयाायनजाजयाडयाचायााळामा ळा क 


१८ संपत्ति व मान, टिकणारे घन व न्याय, 
हीं माझ्या हातीं आहेत. : 
१९ माझें फळ सोन्यापेक्षां, 
शद सोन्यापेक्ष उत्तम आहे; 
माझी प्राप्ति उत्कृष्ट "प्यापेक्षां उत्तम आहे. 
२० मो नीतिमागोनें. 
न्यायाच्या वाटांनी चालतें. 
२१ मजवर प्रीति करणार्‍्यांस मी संपत्ति प्राप्त 
करून देतें. 
त्यांची भांडारें भरितें. 


२२ परमेश्वराने स्टिक्रमाच्या आरंभीं आपल्या प्राचीन 


कृत्यांतील पहिलें कृत्य, 
असें मला पैदा केलें. 
२९३ अनादिकालीं, प्रारंभापासून 
पृथ्वीच्या पूर्वी माझी त्यापना शाली. 
२४ जलाशय नव्हते, पाण्याने भरलेंळे झरे नव्हते, 
तेव्हां मी जन्म पावलें. - 
२५ पवेत स्थापित झाल्यापूर्वी, 
२६ त्या वेळापर्यंत त्यानें पृथ्वी,  झेतें व पृथ्वीचा 
.___ धूलिसंचय हीं निर्माण केली नव्हतीं. 
२५७ त्यानें आकाडा स्थोपिलें तेव्हां मी होतें 
जेव्हां त्याने जलाशयाची चक्राकार मयीदा ठरविली 
२८ जेव्हां त्यानें वरतीं अंतराळ देढ केलें. 
जेव्हां जलाशयाचे झरे जोरार्ने वाहूं लागले; 
२९ जलांनीं त्याची आज्ञा उल्लेघूं नये 
जेव्हां त्यानें समुद्राला मर्यौदा घाळून दिली. 
जेव्हां त्याने पृथ्वीचे पाये रेखिळे, 
३० तेव्हां मी त्याच्यापाशी कुशल कारागीर होतें; 
मी त्याला नित्य आनंददायी होतें 
त्याच्यासमोर मी सवदा हृषे पावत असें, 
३१ त्याच्या पृथ्वीवर मी हर्ष करी 
मनुष्यजातीच्या ठायीं मी आनंद पावे. 
३२ तर आतां माझ्या मुलांनो, माझे ऐका; 
जे माझ्या मार्गीनी चालतात ते धन्य. होत; 


ष्ट्ट 


| ३३ बोध ऐकून झहाणे व्हा, 


त्याचा अव्हेर करूं नका. 


३४ जो माझ्या दारांशीं नित्य जागत राहून, 


माझ्या दारांच्या खांबांजवळ उभा. राहून माझे 
ऐकतो तो धन्य. 


३५ कारण ज्याला मो प्राप्त होतें, 


त्याला जीवन प्राप्त होतें, 
आणि त्याला परमेश्वराची दया प्राप्त होते; 


३६ परंतु जो मला अंतरतो तो आपल्या जिवाची हानि 


क्ख्न घेतो; 
जे माझा द्वेष करितात त्या सर्वाला मरण प्रिय आहे. 


१ ज्ञातार्ने आपलें घर आंघिलें आहे; 
त्यानें आपले सात खांब तयार केळे आहेत. 
२ त्यानें आपले पक्ष कापिळे आहेत; 
त्यानें आपला द्राक्षारस मिसळला आहे, 
आपलें मेजहि वाहून तयार केलें आहे. 
३ त्यानें आपल्या दासी पाठविल्या आहेत, 
तें नगराच्या उच्च स्यानांवलन ओरहून म्दणतें, 
४ जो कोणी भोळा आहे तो इकडे वळो; 
जो बुद्धिहीन आहे त्याला तें म्हणते, 
५ ये, माझी भाकर खा; 
आणि मीं मिसळलेला द्राक्षारस पी. 
६ भोळ्यांनो, तुम्ही आपळें भोळेपण सोडा व वांचा; 
आणि सुज्नतेच्या मार्गोर्ने चाला. 


७ जो धर्मनिंदकास वाग्दंड करितो तो आपली 
अप्रतिष्ठा करून घेतो; 
जो दुजनाला बोल लावितो, 
सो आपणाला कलंक लावून घेतो. 
८ धर्समनिंदकाला बोल लावू. नको, लाविद्वील तर तो 
दुझा द्वेष करील; 
ज्ञान्याला बोल लाव म्हणजे तूं त्याला 
प्रिय होज्ील. 
९ ज्ञान्याला बोध केला तर तो अधिक ज्ञानी होईल; 


नीतिसू्छे 


अ० ९:९--१०:२० 





:२ «वार्मिकाला बोध केला तर त्याचें ज्ञान वाढेल. 
३० परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा आरंभ होय; . 
आणि परमपवित्राला ओळखणे हीच सुज्ञता होय. 
4१ कारण :माझ्यामुळें तुझे दिवस बहुगुणित होतील, 
तुझीं आयुष्याची वर्षे अधिक्र होतील. 
३२ ते ज्ञानी असलास तर तें तुझें तुला 
सू धर्मनिंदा केली तर त्याचें फळ तूंच भोगिशील. 


३३२ सूखं छी गडबड करणारी असत; 
- तती भोळेपणाची केवळ मूर्ति असून तिला कांहीं 
कळत नाहीं. 
१४ ती नगराच्या उच्च स्थानीं 
आपल्या घराच्या दाराजवळ 
आसनावर बसून राहते; 
१५ आणि कोणी आपल्या वाटेने नीट जाणारा 
तिच्याजवळून जाऊं लागला म्हणजे '। 
१६ ती म्हणते, जो कोणी भोळा आहे तो इकडे वळो; 
- _ जो कोणी बुद्धिहीन असतो त्याला ती म्हणते, 
१७ चोरिलेळें पाणी गोड लागतें; 
चोरून खाहलेली भाकर रुचकर लागते; 
१८ पण तेर्थे मेलेले आहेत, 
तिचे आमंत्रित अघोलोकाच्या खोलं- स्थानीं आहेत, 
हँ त्याला समजत नाही; 


५ ७ १ शलमोनाचीं नीतिसूत्रे : 


सुल्गा शहाणा तर बाप सुखी, 
मुल्या मूंखे तर आई दुःखी. 
२ दुष्टाईनें मिळविलेली संपत्ति हितकर नाहीं, 
पण धार्गिकता मरणापासून मुक्त करिते. 
३ परमेश्वर धार्मिकाच्या जीवाची उपासमार 
होऊं देत नाही, 
पण तो दुजनांच्या कामना व्यथ करितो. 
४ सैल हातानें काम करणारा दरिद्री होतो, 
परंतु उद्योग्याचा हात धन मिळवितो. 


व्य 


५ उन्हाळ्यांत जमवाजमव करितो नो मुलगा 
शहाणा होय: 
जो मुलगा हंगामाच्या वेळीं. झोपेत ग्रंग असतो 
त्याचें तें वागणे लज्जास्पद होय. 
६ धार्मिकाच्या मस्तकीं आकज्षीवोद असतात; 
दुर्जनांचें मुख बलात्काराने व्याप असतें. 
७ धार्मिकाच्या स्मरणाने धन्यता वाटते; 
दुर्जनांचं नांव वाईट होऊन जाते. 
८ सुज्ञ मनाचा इसम आश्ञा मान्य करितो; 
-.. वाचाळ मूर्ख अध:पात पावतो. 
९ सात्विकपर्णे चाळणास निर्भग्रपर्णे चालतो; 
कुटिल. मार्गांनी चालणारा कळून येईल. 
१० जो डोळे मिचकाबितो तो दुःखास कारण होतो; 
वाचाळ मूख अधःपात पावतो. 
११ धार्मिकाचं मुख जीवनाचा झरा आहे; 
दुर्जनाचें मुख बलात्काराने व्याप असते. 
१२ द्वेष कलह उत्पन्न करितो; 
प्रीति.सर्व अपराधांवर झाकण घालिते. 
१३ विवेकशीलाच्य़ा वाणीत ज्ञान असतें, 
पण जो अकलशून्य असतो त्याच्या पाठीस 
काठीच योग्य आहे. 
१४ गाहाणे जन ज्ञानसंग्रह करितात, 
परंतु मूखोचे तोंड म्हटलें म्हणजे साक्षात्‌ अरिष्ट होय. 
१५ धनवानाचें धन हें त्याचें बळकट नगर होय, 
परंतु गरिबांचा नाझ त्यांच्या दारिद्यांत आहे. 
१६ धार्मिकाचा उद्योग जीवनप्रद आहे. 
दुर्जनाची समृद्धि पापाला कारण होते. 
१७ बोधाकडें लक्ष पुरविणारा जीवनाच्या मार्गांत असतो, 
परंतु शिक्षण सोडणारा श्रांत होतो. 
१८ गुप्तपणे द्वेष करणाऱ्याची वाणी असत्म असते. 
आणि चहाडी करणारा मूर्खे-असतो. 
१९ फार वाचाळता असली म्हणजे पापाला तोटा नाहीं, 
पण जो आपली वाणी स्वाधीन ठेवितो तो शहाणा, 
२० घार्मिकाची जिव्हा उत्कृष्ट रुप्यासारखी आहे; 
दुर्जनांचें हृदय कवडीमोल आहे... 


६८९ 


१०५२१-११:२० 





२१ धार्मिकाची वाणी बहुतांचें पोषण करिते, . . . 
परंतु मूर्ख अक्ल नसल्यामुळें मरतात, 
२२ परमेश्वराचा आज्ञीवाद समृद्धि देतो, 
तिच्याबरोबर तो. आणखी कष्ट देत नाहीं. 
२३ मूखोला दुष्कमे करण्यांत मौज वाटते. 
तशी सुज्ञाला ज्ञानांत वाटते. 
२४ दुर्जन ज्याला मितो तें त्याजवर येईल, 
आणि धार्मिकांची इच्छा पूर्णःहोते; 
२५ वावटळीच्या सपाद्यानें दुर्जन नाहींसा होतो, 
पण धार्मिक सवेकाळ टिकणाऱ्या पायासारखा आहे. 
२६ जशी आंब दांतांस, जसा धूर डोळ्यांसं; 
तसा सुस्त मनुष्य त्याला पाठविणाऱ्यांस॑ आहे. 
२७ परमेश्वराचे भय आयुष्य वाढविते 
पण दुर्जनांचीं वर्षे कमी होतात. 
२८ धार्मिकांची आशा आनंदप्रद होईल, 
पण दुर्जनांची अपेक्षा न होईल. :. . 
२९ परमेश्वराचा मार्ग सात्विकाला दुर्गर्प आहे, 
पण दुष्कमे करणाऱ्यांस-तो नाद्यकारक आहे, 
३० धार्मिक कधींहि ढळणार नाहीं, - 
'पण दुजेन. देशांत वसणार नाहींत. 
३१ धार्मिकाच्या सुखावाटे ज्ञान मिघर्ते. 
पण उन्मत्त जिव्हा छाटली जाईल. .. 
३२ धार्मिकाच्या वाणीला जें कांहीं ग्राह्म आहे तेंच कळतें 
: _ पण दुजेनांचें मुख उन्मत्तपणा वद्तें 


१ खोट्या तागडीचा परमेश्वराला वीट आहे, 
पण खरें वजन त्याला प्रिय आहे. . 
२ गर्वे झाला कीं अप्रतिष्ठा आलीच. 
पण नम्रजनांच्या ठायी ज्ञान असतें. 
३ सरळांचा सात्विकपणा त्यांला संभाळून नेतो. 
कपटी इसमांचा कुटिलपणा त्यांचा नाश करितो. 
४ क्रोधाच्या समयीं घन उपयोगीं पडत नाहीं. 
पण धार्मिकता ग्रत्यूपासून सोडविते. 
५ सात्विकाची धार्मिकता त्याचा मार्ग मीट करिते. 
पण. दुर्जन आपल्या  दुष्टतेनें पतन पावेल, 
६ सरळची धार्मिकता त्यांला सोडवील, 


११ 





वण जे कपटानें वर्ततात ते आपल्या दुभ्ह्तीनेच 
बद्ध होतील. 


:-:७ दुर्जन मेला म्हणजे त्याची अपेक्षा नष्ट होईल 


आणि बलाविषथींचा भरंवसा नाहींसा होईल. 
८ धार्मिक संकटांतून मुक्त होतो, 
आणि त्याच्या जागीं दुजन सांपडतो; 


९ अधर्मा आपल्या तोंडाने आपल्या झेजार्‍याचा 


नाद करितो, 
पण धार्मिक आपल्या ज्ञानाने मुक्त होतात. 
१० धार्मिकांचें कुडाळ असतें तेव्हां नगर उद्लास पावते; 
दुर्जेन नाझ पावतात तेव्हां उत्साह होतो. 


| ११ सरळांच्या आक्षीर्वादानें नगराची उन्नति होते, 


पण दुजेनांच्या सुखानें त्याचा विध्वंस होतो. 
१२ जो आपल्या शेजाऱ्याला तुच्छ मानितो तो 
बुद्धिझून्य होय, 
पण सुज्ञ मनुष्य मौन धारण करितो. 
१३ लावालावी करीत फिरणारा गुप्त गोष्टी उघड करितो. 
पण. ज्याच्या चित्तीं इमान वसतें तो गोष्ट गुप्त ठेवितो. 
१४ शहाणा मागैद्शेक नसल्यासुळें लोकांचा -- 
अध:पात होतो. 
पण सुमंत्री बहुत असले म्हणज्ञे कल्याण होतें. 
१५ 'परक्याला जामीन राहील तो पस्तावेल, 
पण हातावर हात देणारांचा ज्याला तिटकारा आहे 
तो निर्भय राहतो. 
१६ कृपाळू स्री सन्मान संपादिते, 
आणि बलात्कारी इसम धन संपादितात. 
१७ दयाळू मनुष्य आपल्या जिवाचें हित करितो, 
पण निर्दय स्वतांवर संकट आणितो. 
१८ दुर्जन वेतन मिळवितो तें बेभरवशाचे असतें; 
परंतु जो नीतीचें बीजारोपण करितो त्याचें वेतन 
खात्रीचें असतें. 
१९ ज्याच्या ठायीं अढळ नीति असते त्याला जीवन 
प्राप्त होतें 
जो दुष्कर्मामार्गे लागतो तो आपणावर मृत्यु आणितो. 


२० जे मनाचे कुटिंल असतात त्यांचा परमेश्वराला 


वीट आहे, 


६९०८ 





६: -_ ज्यांचा-माग सात्विकतेचा आहे : . 

। त्यांबद्दल त्यास आनंद वाटतो. 
२१ दुजेनाला शिक्षा चुकणार नाहीं हें भी . 
टाळी देऊन सांगतों, 

':  पण-धार्निकांच्या वंशजांची मुक्तता होईल. 
२९ डुकराच्या नाकांत जक्षी सोन्याची नथ, 
तज्ी तारतम्य नसलेली सुंदर खरी समजावी. 
२३ धार्मिकांची इच्छा शुभच असते; 
: दुर्जनांची अपेक्षा रोषरूप आहे. 
२४ एक इसम व्यय करितो तरी त्याची पृद्धिच होते, 
- एक वाजवीपेक्षा फाजील काटकसर करितो, 
तरी तो भिकेस लागतो, 
२५ उदार मनाचा सम्रद्ध होतो; . 
जो पाणी पाजितो त्याला स्वतांला तें पाजण्यांत येईल. 
२६ जो धान्य अडवून ठेवितो. त्याला लोक शाप देतात; 
जो तें बिकितो त्याच्या मस्तकी आशीवाद येईल. 
२७ जो झटून हित साधूं पाहतो तो कृपाप्रसाद साधितो; 
जो आअरिष्टाच्या शोधांत असतो त्याला 
तेंच प्राप्त होईल. 
२८ जो आपल्या धनावर भरवसा ठेवितो तो पडेल 
पण धार्मिक नव्या पालवीप्रमाणें टवटवीत होतील. 
२९ जो धरच्यांस दुःख देतो त्याच्या वांठ्याला वारा येल; 
मूर्ख मनुष्य शहाण्याचा चाकर होईल. 
३० धार्मेक्राचे फळ जीवनाचा वृक्ष होय, 
आणि जो क्षानी असतो तो जिवांस वश करितो. 
३१ पाहा, थार्मिकाला पृथ्वीवर त्याच्या कर्मोरचे 
फळ मिळतें. 
तर मग दुर्जनाला व पातक्याला किती तरी जास्त 
मिळेल ! 
१ ज्याला ज्ञान प्रिय, . त्याला . शिक्षण प्रिय; 
दु पण जो वाम्दंड तुच्छ लेखितो 
तो पशुतुल्य होय. 
२ सज्जनाला परमेश्वराचा प्रसाद घडतो. 
परंतु दुष्टपणाच्या युक्ति योजणाऱ्याला 
तो दोषी ठरवितो. 





अ". ११५२०-९९११६ 





३मनुंध्य -हुष्टतेनें स्थिर होत नाहीं, 


पण धार्मिकांचेंशमूळ ढळत नाहीं. 
४ सद्गुणी क्ली आपल्या पतीला मुकुट आहे, 
पण. ढाज आणणारी श्री त्याचीं हाडें 
सडविणारी आहे. 
५ धार्मेकांचे विचार यथान्याय असंतात; 
दुर्जेनांच्या मसलती कपटाच्या असतात. - 
६ दुजेनांचें भाषण रक्तपातासाठी टपून बसलेलें असतें, 
पणं सरळंचें मुख त्यांस सोडवील. 
७ दुर्जन उल्थे पडून नष्ट होतात, : 
परंतु धार्मिकांचें घर टिकतें. 
८ मनुष्याची प्रशंसा त्याच्या सुज्ञतेप्रमाणें होते, 
पण ज्याचें हृदय कुटिल असतें त्याचा तिरस्कार होतो. 
९ जो आपणास प्रतिष्ठिते समजतो पण अन्नाला 
मोताद असतो 
त्यापेक्षां ज्याची प्रतिष्ठा बेताची असून ज्याच्या 
पदरी सेवक असतो तो चांगला समजावयाचा. 
१० धार्मिक मनुष्य आपल्या पडूच्या जिवाकडे लक्ष देतो: 
पण दुजेनांचें अंतर्याम क्रूर असतें. 
११ जो आपलें शेत स्वतः करितो त्याला भरपूर 
अन्न मिळतें. 
परंतु जो निरर्थक गोष्टींमागे लागतो तो अक्ल- 
शून्य होय. 
१२ दुष्ट लोकांस मिळणाऱ्या लटीची इच्छा दुर्जन करितो, 
परंतु धार्मिकांचें मूळ फळ देतें. 
१३ मुखांतील वाणीचा अपराध दुर्जनाला पाश आहे, 
परंतु धार्मिक संकटांतून निभावंतो. भ 
१४ आपल्या मुखांतून निघालेल्या योष्टींच्या योगें 
मथुष्य तूप्त: होतो, भ 
आणि मलुष्याला आपल्या :हातच्या कर्माचे 
प्रतिफळ मिळतें. ल 
१५ मूखोचा भागे त्याच्या दृष्टीनें नीट. आहे, 
पण जो सुज्ञ असतो तो उपदेश ऐकतो. 


। १६ मूखोची तळमळ तत्काळ कळते; 


शहाणा आपली लाज झांकून ठेवितो. . 


६९१ 








9९२९५१७-१९३:१८ ०. 
- ज्याच्या तोंहून सत्याचे - उदार श्रासाप्रमारणे *बहिर 
पडतात तो न्याय्यत्व' प्रकट करितो. 


. __ परंतु असत्य साली कपटे उ्थारितो. >. . 

१८ कोणी असा: असतो.की तरवार भोसकांवी तेसें 
अविचाराचें भाषण करितो. । 
परंतु स॒द्ञांची जिव्हा आरोग्यदायी आहे. 

१९ सत्याची वाणी. सवेकाळ टिकेल न्य 
असत्य़ बोलणारी जिव्हा'केवळ क्षणिक आहे. 

२० वाहेंट योजणाऱ्यांच्या अंतःकरणांत कपट असतें, 
परंतु शांतीची मसलत देणारऱ्यांच्या मर्नात 

दहृषेअसतो. . 

२१ भार्मिकारा विपत्ति येत नाहीं, 
पशन दुजन अरिष्टांनी व्याप्त होतील.. 

२२ असत्य वाणी परमेश्वराला बीट आणिते, . 
परंतु सत्याने वागणारे त्यास आनंद देलात; 

२३ शहाणा मधुष्य श्वान लपवून ठेवितो; - . 
परंतु मूर्लाचें मन. मूर्खपणाचा पुकारा करिते. 

२४ उद्योग्यांच्या होतीं अधिकार येतो, :: 


पणं जे आळझ्ी आहेत त्यांना दास्य र होतें. 


२५ मनुष्याचे मन चिंतेने दबून जातें 
परंतु गोड शब्द त्याला आनंदित करितो. 
-२* धार्मिक आपल्या शेजाऱ्याला मागे दाखवितो, :: 
पण दुर्जनांचा मार्गे लोकांस बहकवित्तो. *-: 
२७ आळस हा आपली शिकार. घरीत नाहीं, : 
पण उद्योग हा मनुष्याचे मोल्वान्‌ घन - आहे. 
२८ म्याय्यत्वाच्या मार्गात जीवन आहे; 
__ त्याच्या वाटेंत मरण नाहीं. - 
१ सुज्ञ पुत्र बापाचे शिक्षण ऐकतो, 
१ हे पण घर्मनिंदक वाखंडाला- : मोजीत नाही. 


२ तोंडच्या . दाब्दांनीं मनुष्य स्वतः चांगलें । 


फळ भोगितो, 
पण कपटी इसमांच्या जिवाला बलात्काररूप 
फळ मिळतें; . 
३ जो आपले तोंड संभाळितो तो आपला जीव राखितो 
जो आपलें तोंड वासतो त्याच्यावर अरिष्ट येतें. 








४ आळदाच्या जिषाला हांव असते 'तरी' त्याला कांही 
मिळत नाहीं, 
उद्योग्यांचा जीव पुष्ट होतो 
५ धार्मिकाला असत्याचा तिटकारा असंतो, . 
परंतु दुर्जन अप्रतिष्ठा व निंदा यास. कारण होतो. 
६ धार्मिकता सात्विक मागाने चालणार्‍याचे 
रक्षण करिते; न 
दुषटता पातक्यांस उताणा पांडिते. | 
७ कित्येक असे आहेत. कीं ते श्रीमंतीचा आव घालि- 
तात तरी त्यांच्याजवळ कांहींएक नसर्ते; 
कित्येक असे आहेत कीं ते. गरिबी दाखवितात 
तरी त्यांच्यापाशी बहुत धन असते. 
८ मनुष्याच्या जिवाची खंडणी त्याचें व्य होय; 
'फरँलु दरिग्याला धमकी ऐकावी लांगत नाहीं. 
९ धरार्मिकांची ज्योति प्रज्वलित असते; 
दुर्जनांचा दीप मालवतो. 
१० गवोमुळें भांडणे मात्र होतात. 
पण चांगली मसलत घेणाऱ्यांजवळ ज्ञान असतें. 
११ घाईने मिळविलेलें धन क्षय पावते. 
परंतु जो मूठ मूठ सांठवितो त्याचें धन व्रृद्धि पावतें. 
१२ आशा लांबणीवर पडली असतां अंतःकरण कटी होते, 
पण इष्टप्रापति जीवनाचा व्रक्ष आहे. 
१३ वचन तुच्छ मानणारा स्वतांवर अनर्थ आणितो, 
पण आशज्लेचा धाक बाळगणाऱ्यास 
चांगळें प्रतिफल मिळतें. 
१४ सुह्ञाचा बोध जीवनाचा झरा आहे, 
तो ख्रत्युपाश चुकवितो. । 
१'५ समंजसपणारनें कृपा संपादितां येते, 
पण कपटी इसमांचा मार्ग खडतर असतो. 
१६ प्रत्येक शहाणा मनुभ्य अकलेनें काम करितो, 
पण मूर्ख मनुष्य मूर्खतेचा पसारा मांडितो. 
१७ दुष्ट जासूद संकटांत पडतो; पण विश्वासू वकील हा एक 
औषधी आहे. 
१८ ओघाचा अव्हेर करणाऱ्याला दारिय व लळा हीं 
प्र्न होतात 


५५२ 


नीलिींधे ी 0 १४:३०-३४९२ 





परंतु वाग्दंड ऐकणारा सन्मान पावेतो. ” : भं | : <-झहाण्यानें आपला मार्ग जाणणे योलः 


१९ इच्छातूत्ति जिवाला गोड वाटते, . .__ त्याची सुह्ठता असते म 
पण वाईट सोडून: देण्याचा मूर्खांला वीट आहे. पण मूढांची मूढता क्रपटरूप होय. . 
सुज्ञांची सोबत धर म्हणजे सुज्ठ होशील, ९ मूर्खांठा अपराध करणें म्हणजे यद्य वाटतं, " :- 
मूर्खा सोबती कष्ट पावतो. ___ परंतु सरळांत परस्पर प्रेमभाव असतो... : 
२१ पाप्यांच्या पाठीस आरिष्ट लागतें. १० 'हृदयाला आपल्या ठायींच्या खेदाची जाणीव असते, 
पण धार्मिकांस कल्याणरूप प्रतिफल मिळतें. आणि परक्याला त्याच्या आनंदाच्या आढ. 


येवक्त. नाहीं... 
११ 'दुजंत्नांचें धर कोसळतें. 


२२ चांगला मनुष्य आपल्या पुत्रपौत्रांस : बंतन ठेवितो 
पण पाप्याचे धन धार्मेकासाठीं सांठविखेळें असतें. 






२३ गरिबांचें नांगरलेलें जेत विपुल अन्न देतें सरळांचा तंबू चांगला राहतो 
तरी अन्यायामुळें कित्येकांचा | १२ मनुष्याला एकं मार्य-सरळ दिसतो. 
नाशहिहोतो. पण त्याच्या शेवटास सृत्युपश्न फुटतात. 
२४ जो ळापली छडी आवरितो तो आपल्या मुलाचा | १३ हसतांना देखील हृदय खिं्न असतें, 
वैरी होय. आणि हर्षाचा शेक्ट दुःखांत होतो. 
पण जो वेळींच त्याठा शिक्षा करितों तो त्याजवर | १४ भ्रांत चित्ताचा मनुष्य आपल्या वर्तनाचे 
प्रीति करणारा होय. फळ भोगितो. 
२५ धार्मिक पोरभर जेबितो. आणि सत्पुरुष आपल्या ठायीं तप्त असतो. 
परंतु दुर्जनांचें पोट रिते राहतें. | १५ भोळा प्रत्येक शब्दावर विश्वास ठेवितो. 


१ ग्रत्येक सुज्ञ क्री आपलें घर बांधिते; 
५१% पण मूर्ख ल्ली आपल्या हातांनी 
:_ तें पाडून टाकिते. १ 
२ जो सरळपणे चालतो तो परमेश्वराचे भय धरितो, 
पण ज्याचे मार्ग कुटिल असतात 


।  झाहाणा नीट पाहून पाऊल टाकितो. 
|, १६ सुत्ञ धाक बाळगून वाहेट सोडून देतो; 
| म्‌खं उन्मत्त होऊन बेपवा बनतो; 
१७ झीप्रकोपी मूर्खपणा करितो; 
दुष्ट संकल्प योजणाऱ्याचा लोक द्वेष करितात. 


तो त्याला तुच्छ मानितो. १८ भोळे मूखेतारूप वतन पाब्रतात, 
३ मूर्खाच्या तोंडींच गर्वांची काठी असते, इाहाणे हानस्म मुकुट धारण करितात. 
पण सुज्ञांची वाणी त्याचें रक्षण करिते. १९ दुर्जन सळनांपुढें नमतात, 
४ बैल नसले तर गोठा स्वच्छ राहतो, दुष्ट लोक धार्मिकाच्या दारापुढे नमतात. 
पण बैलाच्या बलाने धनसंग्रद्धि होते गरिबाचा द्वेष त्याचा शेजारीहि करितो, 
५ विश्वासू साक्षी खोटें बोतत नाहीं, पण श्रीमंताला चाहणारे बहुत असतात. 
खोटा साक्षी मुखाने असत्य वदतो. २१ जो आपल्या शेआऱ्याचा तिरस्कार करितो 
६ धर्मनिंदक ज्ञानाचा शोध करितो, पण व्यर्थ; तो पापी होय, 
समेजसाल्म ज्ञानप्रासि होणें सोपें असतें पण ग्रिबांवर दया करितो तो धन्य होय. 
७ मूखे मनुध्याच्या वाऱ्यास जाऊं नको २२ दुष्टपणाची म्रसळत करणारे भ्रांत नव्हत काय £ 


कारण त्याच्या ठायी. तुला ज्ञानाची बाणी 


वांगल्याची मसळत करणाऱ्यांस दया व सत्य 
आढळणार नाहीं त्य 


हीं प्राप्त होतात. 
र्र 


अ*. २७१२ ३--१५५४१४) 





२३ सवे श्रमांत लस आहे, * क्र ग्य. > . 
पण तोंडाच्या वटवटीनें दारिद्य येतें. न 
२४ सुज्ञांचे घन त्यांचा मुकट आहे; :- " 
मूखोची मूखेता केवळ मूखताच राहते. 
२५ खरा साक्षी लोकांचे प्राण सोडवितो 
पण :जो आपल्या मुखावाटे: लबाढी उच्यारितो तो 
दगल्याजी करितो. . - - 
२६ परमेश्वराचे भय घरिल्याने श्रद्धा दड होते; 
आणि ज्यांच्या ठायी श्रद्धा असते त्यांच्या - सुलांस 


भ्रजा नसल्याने अधिपतीचा नाश होतो. 
२९ ज्याला लवकर क्रोध येत नादीं 
तो महाबुद्धिवान' होय; 
उतावळ्या स्वभावाचा माणूस मूखेता प्रकट करितो. 
३० शांत अंतःकरण देहाचे जीवन आहे, 
पण मत्सरानें हाडे कुजतात. 
३१ जो गरिबाला छळितो तो आपल्या उत्पन्नकर्त्यांचा 
अवमान करितो, 
पण जो गरजवंतावर दया करितो .तो त्याचा 
- सन्मान करितो. 
३२ बिपत्ति आली असतां दुर्जन चीत होतो, 
पण घार्मिकास मरणसमयींहि उमेद असते. 
२३ बुद्धिमानाच्या अंतःकरणांत ज्ञान स्थिर असतें, 
पण मूखोच्या . अंतर्यामींची गोष्ट तेव्हांच कळते. 
३४ धार्मिकता राष्ट्राची उन्नति करिते; 
पापाने प्रजेची अप्रतिष्ठा होते. . . 
३५ शहाण्या सेवकावर राजाचा असाद होतो, 
पण निलेजपणें वागणाऱ्यावर तो शष्ट होतो. 
१ स्रूदु. उत्तराने कोपाचें निवारण होतें. 
१९१ गोर शब्दानें क्रोध उत्तेजित होतो. 
| २ सुज्ञांची जिव्हा सुज्चान वदते 
मूखाच्या मुखांतून मूर्खता बाहेर पडते. 





३ परमेश्वराचे नेत्र- सवेत्र-आहेत, 
ते बरेंवाहेट पाहत असतात. . - 
४ जिव्हेची सौम्यता जीवनाचा वृक्ष आहे, 
पण तिची कुटिलता अंतःकरण विदारिते. 
५ मूखे आपल्या बापाचें शिक्षण तुच्छ मानितो; . 
वाग्दंड लक्षांत ठेवितो तो शहाणा होतो. 
६ धार्यिकाच्या ग्रह्मंत मोठें भांडार असतें; 
दुर्जनाच्या मिळकतींत उपद्रव असतो. 
-'७ ज्ञान्यांची वाणी विद्येचा प्रसार करिते; 
मूर्खारचे हृदय स्थिर नसतें. 
८ दुजेनांचा यह परमेश्वराला वीट आणितो, 
परंतु सरळांची प्रार्थना त्याला आनंदविते. 
९ दुर्जनांचा. मागे परमेश्वराला वीट आणितो, 
पण जो नीतीला अनुसरतो तो त्याला प्रिय आहे. 
१० जो सन्मागे सोडितो त्याला भारी शासन होर्ते; 
जो वाग्दंडाचा तिटकारा करितो तो मरेल. 
११ अधोलोक आणि वबिनोशस्थान हीं परमेश्वराच्या 
दृष्टीपुढे आहेत; ; 
तर मग मनुष्यजातीचीं अंतःकरणें त्याच्या दृष्टीपुढे 
किती जास्त असलीं पाहिजेत ! 
१२ धर्मनिंदकाला वाग्दंड आवडत नाहीं; 
तो श्ञान्यांकडे जात नाहीं; 
१३ आनंदी मनानें सुख प्रसन्न होतें; 
मनांतील खेदाने हृद्य भंग पावते. 
१४ बुद्धिमानाचें मन ज्ञानाचा शोघ करिते; 
मूर्खाचें मुख मूखेता भक्षिते; 
१५ दुःखप्रस्ताला सवे दिवस वाईट असतात, 
पण ज्याचें हृदय आनंदी असतें त्याला 
सदा मेजवानी असते. 
१६ बहुत धन असून त्याच्याबद्दद दगदग सोसावी 
लागणें यापेक्षां 
तें थोडके असून परमेश्वराचे भय बाळगणे हॅ बरें; 
१७ पोसलेल्या बैलाची भेजवानी देऊन 
मनांत द्वेष वागविणें, 


१ मुळांत : अबह्दोन 


&९४ 


अ० ११५:१७-१९६:१४ 





. “यापेक्षां प्रेमाचो. भाजीभाकरी बरी. 
१८ तापट: मनुष्यःतंटा उपस्थित करितो: 
मंदकोध झगडा दशमवितो. ह 
१९ आळशाची वाट-कांटेरी कुंपणासारखी असते. 
पण सरळांची वाट राजमार्ग बनते. द 
२० शहाणा मुलगा बापाला आनंदबितो; 
मूर्ख मनुष्य आपल्या आईला तुच्छ मानितो. 
२१ बुद्धिहीन इसम मूर्खपणांतच आनंद मानितो; 
समंजस मनुष्य सरळ मागोनें जातो. 
२२ मसलत मिळाली नाहीं म्हणजे बेत निष्फळ होतात; 
मसलत देणारे पुष्कळ असले म्हणजे ते 
सिद्धीस जातात. 
२३ मनुष्य आपल्या तोंडच्या समर्पक उत्तराने 
आनंद पावतो; 
समयोचित बोल किती उत्म ! 
२४ सुज्ञ इसमार्ने खालीं अघथोलोकास जाऊं नये म्हणून 
त्याचा जीवनमागे वर जातो. 
२५ परमेश्वर गर्वि्टांचें चर जमीनदोस्त करितो, 
पण वबिधवेची मेर कायम राखितो. 
२६ परमेश्वराला दुष्ट कल्पनांचा. वीट आहे, 
पण ममतेची वचने. त्याच्या दृष्टीनें. घुद्ध आहेत. 
२७ घनलोभी आपल्या कुटुंबाला श्रास देतो, 


पण ज्याला लाचेचा तिटकारा असतो तो वांचतो. | 
९ मनुष्याचें मन मार्ग योजिर्ते, 


'२८ धार्मिक मनुष्य बिचार करून उत्तर देतो, 
पण दुजनांचें मुख वाईट गोष्टी बाहेर टाकित. 
२९ परमेश्वर दुर्जनांपासून दूर राहतो, 
पण तो धार्मिकांची प्रार्थना ऐकतो. 
3० नेत्रांचें तेज अंतःकरणाला उल्मासवितें; 
चांगलें वर्तमान हाडें पुष्ट करिते. 
३१ जीवनाच्या शिक्षणाकडे जो कान देतो . 
तो ज्ञान्यांमध्यें वस्ती करितो. 
३२ जो क्रिक्षण अव्हेरितो तो आपल्या जिवाला 
ुच्छ लेखितो; . 
जो वाग्दंड ऐकून घेतो तो ज्ञान मिळवितो. 
३३ परमेश्वराचे भय हें सुज्चतेचं शिक्षण होय; 





आधीं नभम्रता मग मान्यता, - 
१ मनांत योजना करणें मनुष्याच्या 


।१९ हातचें आहे. 


-.. पण जिव्हेनें उत्तर देणें परमेश्वराकडचें आहे; 
२ मनुष्याचे सवे. मागे. त्याच्या दृष्टीनें शुद्ध असतात 
पण परमेश्वर आत्मे तोळून पाहतो. 
३ आपलीं सवे कार्ये परमेश्वरावर सोप, - 
म्हणजे तुझे नेत सिद्धीस जातील. 
४ परमेश्वराने सवे कांहीं. विक्षेष उद्देशाने निमोण 
केलें आहे. 
दुजेन देखील अरिष्टाच्या . दिवसासाठी. केलेला. आहे. 
५ प्रत्येक गर्विष्ठ मनाच्या मनुष्याचा. . त 
परमेश्वराला वीट येतो; 
त्याला शिक्षा. झाल्यावांचून राहणार नाहीं हें मी 
टाळी देऊन सांगतों. 
६ दया व सत्य यांच्या योगाने पापाचें क्षालन होतें, 
आणि परमेश्वराचे. .भय . बाळगिल्यानें मनुष्ये 
दुष्कर्मीपासून दूर. राहतात. 


1 ७ मनुष्याचे मागे परमेश्वराला आवडले 


म्हणजे तो त्याच्या - शत्नूंसहि त्याच्याशीं समेट 
करावयास लावितो. 
८ अन्यायाने मिळविलेल्या मोठ्या मिळकतीहून, 
न्यायार्ने कमविलेलें थोडे बरें. 


पण परमेश्वर त्याच्या पावलांस मागे दाखवितो. 


१० राजाच्या तोंडचे शब्द देववचन आहेत, 


न्याय करितांना त्याचें सुख अन्याय करीत नाही. 
११ खरी तागडी व खरी पारडी परमेश्वराची आहेत; 
पिशवींतील सवे वजने त्याचींच आहेत. 
१२ दुष्कर्म करणें राजांस अमंगल आहे; 
कारण. गादी धर्मोर्नेच स्थिर राहते. 


1 १३ धार्मिकतेची वाणी राजांस आनंद देणारी आहे, 


यथान्याय बोलणाऱ्यावर ते प्रेम करितात. 


: १४ राजाचा. संताप झत्युदूतांसारखा आहे; 


सुच्च मनुष्य त्याचें शमन करितो: 


६५५ 


अ० १६:१५-१७:९ 


नाते 





१५ राजाच्या मुखतेजांत जीवन आहे; 
त्याची 'प्रसन्नंता सरत्या पावसाच्या 
भेघासारखी आहे. 
-१६ ज्ञानेप्रातते उत्कृष्ट सोन्यापेक्षां किती उत्तम आहे ! 
सुज्ठता संपादन करणें सप्यापेक्षां इष्ट आहे. ' 
१७ दुष्कमापासून दूर राहणें हा सरळांचा : घोपट 
मार्ग होय र 
जो आपला मार्ग धरून राहतो तो आफत 
"जीव राखितो - । 
१८ गवे झाला कीं नाडा ठेवलेला; 
": मनाचा ताठा अंध:पातांचें मूळ होय. 
१९ गविष्ठांबरोबर राहून छूट बाटून घेण्यापेक्षा 
दीनांबरोबर नप्नचित्त असणें बरें. : 
२० जों अंसनाकडे लक्ष पुरवितो त्याचें कल्याण होते; 
जो परमेश्वरावर भाव ठेवितों तो धन्ये. 
-२१ जो मनांचा स् त्याला समंजस म्हणतात, 
' .. मधुर वाणीने शिक्षणाचा संस्कार अधिक होतो. 
२२ ज्याच्या ठायीं सुज्ठता. असते त्याला ती जीवनाच्या 
झऱ्याप्रमाणें होय 
: पण मूर्खांची मुर्खता हीत्र त्यांचें शासन होय. 
२३ ज्ञान्याच्या हृदयापासून त्याच्या मुंखासं 


तें त्याच्या वाणींत ज्ञानाची भर धालितें. 
२४ मेमतेची वचनें मधाच्या पोळ्यासारखीं 

मनाला गोड व हाडांस आरोग्य देणारी आहेत. 
२५ मनुष्याला एक मार्ग सरळ दिसतो, 

पण त्याच्या हषेवटास सृत्युपथ फुटतात. 
२६ मजुराची क्षुधा त्याच्या हातून मजुरी करविडे, 

कारण त्याचें तोंड त्याला ती. कराबयास ठाविते. 
२७ अधम कुयुक्ति उकरून काढितो; 

त्याच्या वाणींत जक्षी काय जळती आग असते. 
१८ कुटिल मनुष्य वैमनस्य प्सारेतो; . 

कानास लागणारा भोग्या स्नेह्यांत फूट पाडितो 


२९ उद्दाम मनुष्य आपल्या शेजाऱ्याला भुल्याप देऊन 


लावितो. 


.६९६ 


१७ 


३० कुटिल कल्पना योजण्याला जो डोळे सिचकरावितो 
व ओठ चावितो. तो दुष्कर्म घडवून-आणितो. 
३१ पिकलेले केस शोभेचा मुकुट होत; 
घर्ममार्गानें चालल्यानें तो प्राप्त होतो. . 
३२ ज्याला लवकर क्रोध येत नाहीं तो पराक्रम 
करणाऱयापेक्षा श्रेष्ठ होय; 
आत्मसंयमन करणारा. नगर. 
३३ पदरांत चिठ्या टाकितात, र 
पण त्याची सर्ब योजना परमेश्वराकडून होते. 
१ पकाद्या घरांत मेजवानीची चंगळ असून 
त्यांत कलह असला 
तर त्यापेक्षां शंति असून कोरळा तुकडा 
मिळाला तरी तो बरा. 
२ शहाणा सेवक लज्जा आणणाऱ्या मुलावर 
हुकमत चालवील, 
व भाऊबंदांच्या वतनाचा बिभागी होईल. 
३ रुपें मुशींत व सोनें भष्टींत तावून पाहतात, 
पण परमेश्वर हृदये पारखितो. 
४ दुःकर्मी मनुष्य दुष्ट वाणी लक्ष देऊन ऐकतो; 
लबाड मनुष्य उपद्रवी जिव्हेला कान देतो. 
५ जो गरिबांची कुचेश्ट करितो तो उत्पन करणा- 
ऱ्याचा अबमान करितो; 
जो दुसऱ्याच्या विपतीनें आनंद पाबतो. त्याला 


'जिंकणाऱ्यापेश्ष्ा 


७ उत्कृष्ट बोलणें मूर्खाला शोभत नाही; 
मग खोटें बोलणें सरदारांस कते शोभेल £ 
८ घेणाऱ्याच्या दृष्टीनें लाच रत्नासारिखी 
मोलवान. आहे; 
ज्या ज्या कामाकडे तो वळतो 
तें तो चातुर्याने करितो. 
९ जो इतराच्या अपराघावर झाकण घालितो तो 
प्रेमाची श्रद्धि करितो; 


अ०. १७ ९-१८४८ 





पण जो गत गोष्टी घोकीत बसतो 
त्याला मित्र अंतरतात. 
१० वाग्दंड समंजसाच्या मनावर ठसतो 
तसे शंभर फटके मूर्खाच्या मनावर ठसत नाहींत. 
११ फितुरी मनुष्य केवळ बंड करूं पाहतो, 
म्हणून त्याजकडे निर्दय जासूद 
पाठबिण्यांत येईल. री 
१२ जिचीं पोरें चोरून नेली आहेत अशा अस्वलीची 
गांठ पडलेली पुरवली, 
पण मूर्खतेंत खितपत असलेल्या मूर्खांची 
गांठ न पडो. न 
१२३ जो बर्‍याची फेड वाईेटानें करितो, 
. त्याच्या घरांतून अरिष्ट जाणार नाहीं. 
१४ कोणीं धरणाला छिद्र पाहून पाणी वाढूं द्यावें 
त्याप्रमाणें भांडणाचा आरंभ होतो, 


म्हणून भांडण पेटण्यापूर्वी बाचाबाची सोडून द्यावी. 


१५ दुष्टास निर्दोष ठरविणारा आणि धार्मिकास 
दोषी ठरविणारा, 
ह्या दोघांचाहि परमेश्वराला वीट येतो. 
१६ मूर्खाला बुद्धि नसतां | 
ज्ञानाची खरेदी करण्याकरितां तो हातीं व्रव्य कां घेतो £ 
१७ मित्र सवे प्रसंगीं प्रेम करितो, 
आणि ब्रिपत्कालासाठी तो बंधु म्हणून निमोण 
झालेला असतो. 
१८ बुद्धिहीन मनुष्य आपल्या शेजाऱ्य़ासमक्ष, 
हातावर हात मारून जामीन होतो. 
१९ जो कलहप्रिय तो अपराधप्रिग असतो; 
जो आपलें दार उंच करितो 
तो नाशाला आमंत्रण देतो. 


२० ज्याचे चित्त उन्मत्त असतें त्याचें कल्याण होत नाही; | 


ज्याची जिव्हा कुटिल भसते तो विपत्तींत पडतो. 
२१ मूखोला जन्म देतो तो दुःखाची जोड करितो; 
मुर्खाच्या बापाला आनंद नाहीं. 
२२ आनंदी हृद्य हें उत्कृष्ट औषध होय; 
खिन्न हृदय हाडें शुष्क करिते. 


६९७ 


२४ जो समंजस असतो त्याच्या डोळ्यांसमोर ज्ञान 


पण मूर्खाचे डोळे पृथ्वीच्या शेवटांकडे असतात 
२५ मूर्ख मुलगा आपल्या बापाला दुःख देतो 
आणि आपल्या जन्सदात्रीला केश देतो. 
६ धार्मेकास दंड करणे 
व सरदारांस त्यांच्या .सरळतेस्तव ताडण. करणे 
योग्य नाईीं 
२७ जो मित भाषण करिती. त्याच्या अंगीं 
शहाणपण असतें. 
ज्याची वृत्ति शांत तो समंजस असतो. 
२८ मौन धारण करणार्‍या मूर्खालाहि हाहाणा समजतात; 
तो ओठ मिढून धरितो तेव्हा त्याला 
समंजस मानितात. 
१ जो फटकून राहतो तो आपली इच्छा 
१ट पुरवूं पाहतो, 
व त्याठा सगळ्या सुज्ञतेचा संताप येतो. 
२ मूर्खाला ज्ञानाचा संतोष वाटत नाहीं, 
तर केवळ आपल्या मनांत जें कांहीं आहे 
तें प्रगट करण्यांतच त्याला संतोष वाटतो. 


- ३ जेथें दुष्ट तेथें तिरस्क्तार, 


आणि जेग्रें अघमता तेथें निंदा. 


|. ४ -मजुष्याच्या तोंढे शब्द खोल पाण्यासारखे आहेत, 


ते वाहता ओढा व ज्ञानाचा झरा असे आहेत. 


प ५ दुर्जेनाचा पक्ष घरून 


धार्मिकाचा न्याय निप्ररीत करणें उत्रित नाहीं. 
६ मूखे कलहाला तोंड देतो; 
त्याचें मुख चापटीला आमंत्रण करिते. 


. मूर्खाचा नाद्य त्याच्या तोंडामुळें द्दोतो. 


त्याची वाणी त्याच्या जिवाला पाश होय. 


। ८ कानास लागणाऱ्याचे शब्द 


स्वादिष्ट पक्काभ्ासारखे आहेत, 





अर शॅट:2-१९:१२ नीतिसूर्वर 
ते अगदी खोल पोटांत शिरतात. ”“ - करून घेतो, 
९ आपल्या कामांत हयगय करणारा. परंतु एकादा असा मित्र असतो कीं तो आपल्या 
नासधूस करणाऱ्याचा भाऊ होय. र बंधुपेक्षाहि आपणास धरून राहतो. 
-)० परमेश्वराचे नाम-बळकट दुगे आहे, १ ज्याची वाणी कुटिल असून जो मूर्ख आहे, 
त्यांत धार्मिक घावत जाऊन निर्भय राहतो. १९ त्याच्यापेक्षा सात्विकप्णें चालणारा दरिदी 
११ घनव्रानारचे धने त्याचें बळकट नगर आहे, बरा, 
त्याच्या मरते ते उंच तटासारखें आहे. २ आत्मा हानहीन असणें बरें नाहीं; .. 
"३२ नादापूर्वी मसुष्याचें अंतःकंरंणं' गर्विष्ठ असते; _: उत्तावळ्या पायाचा मनुष्य वाट चुकतो. 
आधीं नग्नता मग मान्यता. . : ३ मनुष्याची मूखेता “ला मागेश्रष्ट करिते, 
'३३ ऐकूनं घेण्यापूर्वी जो उत्तर देतो. आणि त्याचें मन परमेश्वरावर रुट होर्ते. 
त्यांचें तें करणें मूर्खपणाचे व लजञास्पदे ठरतें. ४ संपत्ति मित्र जोडिते, 
"१४ मनुष्याचें चित्त आपला'त्याधि सहन करिते; . |: गरिबाला मित्र सोडितात. 
पण व्याकुळ चित्त कोणाच्यानें प्रस्न. करवेळ ? | ५ खोटी साक्ष देणाराला श्िक्षा चुकणार नाहीं; 
-१५ सुद्ञाचें मन ज्ञान प्राप्त करून घेते; |. ' लबाड बोलणारा सुटणार नाही. 
' -झहाण्यांचे कान ज्ञानांविषयीं आतुर असतात. । ६ थोर भनुष्याची बहुत लोक हांजीहांजी करितात; 
3६ लाच मनुष्याचा मार्ग मोकळा करिते, दानह्वूराचा प्रत्येक जण मित्र असतो. 
व॒ त्याला बब्या लोकांसमोर नेते. | ७ दरिद्याचे सवे भाऊ त्याचा द्वेष करितात; 


१७ जो आपला दावा प्रथम मांडितो त्यांचा पद्ध 
खरा भासतो. 


पण त्यांचा शेजारी येऊन त्यांळा कसाला लावितो. । . 


१८ न्चिठ्या टाकिल्याचें झगडे मिटतात. 
व झुंजार भिडण्याचे राहतात. 


कलह म्हटले म्हणजे ते दुर्गीच्या अडसरांसारखे होत. 


मनुष्याला आपल्या तोंडाळपणाची फळें पोटभर | 


खावी लागतात; 

त्याला आपल्या वाणीचे पीक भोगिलें पाहिजे, 
२१ जिव्हेच्या हाती मृत्यु व जीवन हीं आहेत; 

तिची आवड धरणारे तिचें फळ भोगितात. 
'२२ ज्याला ग्रहिणी लाभते त्यास उत्तम लाभ घडतो. 

त्यास परमेश्वराचा अनुप्रह प्राप्त होतो. 
'२३ निर्धन विनवण्या करितो. 

पण धनवान निष्ठरपणाचें उत्तर देतो. 


२४ जो पुष्कळ मित्र मिळक्ति तो आपला नाश : 
६५८ 


मग त्याचे सित्र त्याला सोडून जातात यांत 
नवल तें काय! । 
त्यांनी आपल्याशी बोलावे म्हणून तो त्यांच्या 
_ मागून: जातो, 
परंतु ते निघून जातात. 


| ८ जो ज्ञान संपादन करेतो तो आपल्या जिवावर 


प्रेम करितो; 
ज्याच्याठायीं - सुक्ञता असते. त्याचें कल्याण होतें. 
९ खोटी साक्ष देणाऱ्याला श्रिक्षा चुकणार नाहीं, 
लबाड बोलणारा नध॒ होईल. 


1१८ ऐषआराम मूर्खाला शोभत नाहीं; 


सरदारांवर दासानें सत्ता करावी 
हृ त्यास कसें शोभणार 


११ विवेकाने मनुष्य मंदकोध होतो; 


अपराधांची गय करणें त्याला भूषण आहे. 


१२ राजाचा कोप सिंहाच्या ग्जनेसारखा आहे; 


त्याची प्रसन्नता गवतावर पडलेल्या 
दर्हिवरासारखी आहे. 


नीतिसूत्रे 
आपल्या बापाला ठरिष्टाप्रमार्णे आहे; | २६ जो आपल्या बापार्शी' दंडेली करितो ब आपल्या 





१३ मूखे 
बायकोच्या कटकटी सतत गळणाऱ्या टिफ्क्यां 
प्रमाणे आहेत. 
१४ घर व धन हीं वडिलांपासून मिळालेला 
दायभाग होत; 
सुज्ञ पत्नी परमेश्वरापासून प्राप्त होते.. 
५ आळस धोर निद्रेत लोटिती; 
रिकामा फिरणारा उपाशी भरतो. 
६ जो आहा पाळितो तो आपले प्राण रक्षितो; 
जो आपल्या वर्तनाविषयीं बेपर्वा असतो 
तो मरेल, क 
4७ जो दरिद्यावर द्या करितो तो परमेश्वराला । 


उसनें देतो; 
त्याच्या सत्कृत्याची फेड तो करील 
३८ काही आशा असेल तर आपल्या पुत्राला शासन कर 
त्याचें वाटोळें व्हावें अक्षी इच्छ घरूं नको 
९ क्रोषाविष्ट मनुष्यानें आपला देड भोगिला पाहिजे 


२० सुबोध ऐक व दिक्षण स्वीकार, 
म्हणजे आपल्या उरलेल्या आयुष्यांत तू सुक्षपणें 
वागझील 
२१ मनुष्याच्या मनांत अनेक मसलती-येतात, 
परंतु परमेश्वराची योजना स्थिर राहते. 
२२ मनुष्याच्या इच्छेवरून त्याच्या दयाळूपणाचें 
मान समजतें 
लबाढापेक्षां दरिद्री बरा. 
२३ परमेश्वराचे भय जीवनप्राप्तीचा मागे होय 
: जो तें धरितो तो सुखाने नांदतो र 
त्याचें वाहेट होणार नाहीं. 
२४ आळशी एकदा आपला हात ताटांत घाहितो; 
तो पुनः तोंडाकडे वर नेत. नाहीं. * 
२५ धर्मनिंदकास ताडण कर म्हणजे भोळा 
शहाणपणा शिकेलं. 
सरमंजसाला बाम्देंड कर म्हणजे त्याला ज्ञान कळेल. 


अ० १९:११३-२०५५% 





आहेला हाकून :,बेतो. 
तो ळब्जा. ब अप्रतिष्ठा आणणारा मुलगा होय. 
२७ माझ्या सुला, ज्ञानाची वचनें सोडून 
भटकावयाचें असले 
तर शिक्षण घेणें सोहून दे. । 
२८ अधम साक्षी न्यायाची विटंबना करितो; 
दुजनांचें सुख अधर्म गिळि्ते; ' 
२९ धर्मनिंदकांसाठी दंड, 
व मूर्खांच्या पाठीसाठीं फटके सिद्ध केळे. झाहेत. 
१ द्राक्षारस चेष्टा करणारा आहे, 
७ मद्य गलबला करणारें आहे, 
त्यांच्यामुळे शिंगणारा शहाणा नव्हे. 
२ राजाचा दरारा सिंहाच्या गजनेसारखा आहे. 
त्याला जो राग आणितो. तो आपल्या . जिवाविरुद 
पप करितो. 
३ भांडणापासून दूर राहणें हें मनुष्याला 
वणावह. आहे, 
पण प्रत्येक मूर्ख इसम कलह करीत राहतो. - 
४ हिंवाळा लागल्यामुळें. आळशी नांगरीत नाहीं, 
म्हणून हंगामाच्या वेळीं तो भीक मागेल; 
पण त्यालां कांही मिळणार नाहीं. 
५ मनुष्याच्या मनांतील मसलत .खोल. पाण्यासारखी 


असते. 
तरी समंजस ती बाहेर काढितो. 
६ दयेचा आव घालणारे बहुत आहेत. 
पण भरवशाचा मनुष्य कोणास मिळतो £ 
*७ जो धार्मिक मनुष्य सात्विकपणें चालतो, 
त्याच्यामागे त्याचीं मुळें धन्य होतात. 
८ राजा न्यायासंनावर 
तेव्हां तो आपल्या नजरेनें सवे दुष्टता 
उडवून देतो. 


“२ मीं आपलें अंतःकरण पवित्र केलें आहे, 


मीं आपल्या पापाचें क्षालन केलें आहे 
असें कोण म्हणेल £ 


६५५ 


वव० ५९०४१०-२९२१५८ 


१० बजनावजनांत व मापामापांत फरक असणें | 


डीतिसुषे 


२४ मनुष्याचे जाणेयेणें परमेश्वराच्या हाती आहे, मगजन्याजहान्ताताकानसााहाततशततजयाह मजी विता्याहा रात तन पि 


या दोहोंचा परमेश्वराला वीट आहे. तर कोणत्या मार्गाने. जावें दे. मनुष्याला कसें कळेल £ 
११ वृत्ति जद आहे. कॉ नाही, नीट आहे करी नाहीं, | २५ हे पवित्र आहे, असें उतावळीनें म्हणणें व असला 
हें मूल्सुद्धां आपल्या कृत्यांनी उघड कारितें. नवस केल्यावर मग बिचार करीत बसणें 
१२ ऐकणारे कान व पाहणारे डोळे, .:-: हें मनुष्यानें पायांत पडणें होय 
हवे दोन्ही परमेश्वरानं केळे २६ सुज्ञ राजा दुर्जनांस पाखडून दाकितो, 


१३ निद्राभ्रिय होऊ नको, झालास तर भिकेला लागतील: 
आपले नेत्र उघड म्हणजे तुत्म पोठमर - 
मिळेल. टं 


१४.हें फ्हंत नाहीं, तें पसंत नाहीं, 
असें:ब्रिकत घेणारा म्हणतो. 
मग तेथून: गेल्याबर- षढाहे मारितो: 
१५ सोनें आहे: ब मोत्येंहि बिपुळ आहेत; 
पण . ज्ञानमय वाणी: मोलवान( हतने आहे... . - :- 


तो. परक्याढा::-जामीन असला -आहे', स्वणून त्याला 
तारणादाखल ठेव हाक प: 
१७ लबाढीची:भाकरी- महुष्प्रळ-शोडःरागते, 
पण्‌ संगा. त्याच्या -तोंडांतमात्री, पडते; 
१८ अत्येक बेत. मसलतीने सिक्ीक् कातर; 
शहाणपणाने मार्गीस लागून: कुद ्लीव. - :: 
'वे९-ओोंःश्वहाडी हरीत: फिरतो तो. सुत: गोष्टी: 
उघड करितो. 
म्हणून बढबड करणाऱ्याची -संगत-घके- नदो 
२० जो बापाला किंद्रा आहेका फफकेतो 
त्याचा दीप्र 'आलवून :व्याला, विविड काळोख होईल. 
२१ आरंभीं . 'उतताबळीनें , मिळविळेल्या. चना . शेवट | 
कल्याणकारक होत नाहीं 
२२ वाहेटाचा बदला मी घेईन-असें म्हण: चको, 


त्यांजवर चाक फिरवून त्यांची. मळणी करितो. 
२७ मनुष्याचा आत्मा. परमेश्वराने दिलेला दीप होय, 
त्यानें तो. आपल्या अंतयोमींच्या सवे गोष्टीचें 
निरीक्षण करितो. . . .. , 
२८ दया व सत्य हीं राजाचें रक्षण करितात; . 
तो दयेनं आपलें सिंहासन दढ. करितो. . . 
२९ बल हें तहणांस भूषण आहे; । 
पिकलेले केस कृद्धांची शोभा आहे. . 
३० जखम करणारे घाय . आणि वर्मी लागणारे फटके 
दुष्टतेचें क्षाढल करितात. -. 
-:... :: राजाचें मन पारांच्या याण्याप्रमाणें 
२१ .. .. परमेष्रराच्या दाती. आहे, 
त्याला वाटेल तिकडे तो तें कळवितो. 
२ मनुष्याचे सवे मागे त्याच्या हृष्टीरने नीट आहेत, 
प्रण , अंतःकरणे... तोळून :: पाहणारा... परमेश्वर आहे. 
३ धर्माने व न्यायाने वागणे 
परसेश्रसत्म:-य्षापेक्षां. विद्वेष मान्य. आहे. 
४ चढेल दृष्टि :ब-गाविष्ठ अंतःकरण, : ... 
तसाच दु्जेनांच्या झेताचा. उपज्न .हीं प्रारूप. होत. 
५ उद्योग्याचे विचार समृद्धि क्ररणारे असतात :. 
जो कोणी उतावळी करितो तो.दारिद्याकडे . 
धाव घेतो. 


६ असत्य जिव्हेनें मिळविळेळें धन इकडेतिकडे उडून 


कारण ते न्यायाने. बागण्यास तमार नसतात. 
८ अपराधांचा भार वाहणार्‍याचा सार्ग.. ... 
: * फार कुटिल असतो, ; 





- जो थुद्ध असतो त्याचें वर्तन सरळ असतें 
%: भांडखोर: बायकोबरोवर प्रशस्त घरांत राहण्यापेक्षा 
धान्याच्या एका कोपर्‍याला बसणें पुरवले. 
दुर्जनाचें सन वार्डेट इच्छिते. 
श्षेजाऱ्यावर तो कृपाद्टि करीत नाहीं. 


सुज्ञास शिक्षण दिलें म्हणजे तो ज्ञान पावतो. 
१२९ न्यायी परमेश्वर दुजेनाच्या घराकडे लक्ष देतो. 
तो दुजनांला विपत्तींत पाडिंतो. 
१३ गरिखाची आरोळी ऐकून जो कानांत बोटें घालितो 


तोहि आरोळी करील, ,पण कोणी. ऐकणार नाहीं. 


१४ एकांतीं दिछेलो देणगी राग शेमविते, 
पद्रांत झांकिलेली लाव: तीब कोप शमविते. 

१५ न्याय झाल्यानें धार्मिकांला आनंद. होतो, 
पण अधमे करणाऱ्यांचा त्यांमुळें नां होतो. 

१६ ज्ञानपथापासून जो बहकतो :. . 
त्याला मेलेल्यांच्या मंडळींत विश्रांति. मिळेल. 

4७ ज्याला ख्यालीखुशाली आंबडते 'तो दिदी . होतो 
ज्याला द्राक्षारसाचा व सुगंधी तेलाचा शोक आहे 

तो' धनवानं होत :नाही. र 

१८ धोर्मिकार्ची खंडणी दुजेन, न 9 
आणि सरळांचा मोबदला न्रिश्वांसवातकी असतो 

१९ भांडखोर बायकोजवळ राहून 'संताय कशन ध्यावा 
त्यापेक्षां अरण्यवास पुरवला. & 

२० सुज्ञाच्या घरांत मोलवान! वस्तु:१- तेल यांचा सांठा 


पण मूर्ख मनुष्य त्यांचा फन्ना उडवितो. 
२१ जो धार्मिकता व दया यांस. अनुसरून वर्ततो, 
त्याला जींवन, धार्मिकता व सन्मान हीं प्राप्त होतात. 
२९ सुहु मलुष्य बलाढ्यांच्या नगराच्या तटावर चहून 
त्यांचा आश्रयदुर्ग पाहून टाकितो. . - 
२३ जो आपलें तोंड व जिव्हा संभाळितो, 
तो संकटांपासून आपला जीव बचावितो. 
२४ गर्विष्ठ व चढेल मनुष्याला उद्दाम म्हणतात, 





अ० २१५८-२२५६ 


तो गर्वोच्या ताठ्यानें वागतो. 
२५ आळ्झाची वासना त्याला मारून टाकिते, 
कारण त्याचे हात श्रम करण्यास कबूल नसतात. 
२६ कोणी दिवसभर लाभाची हाव धरितात; 
घार्मिक देतो, हात आखडीत नाहीं. 
२७ दुर्जनांचें यज्चापेॅण वीट आणणारें असतें; 
त्यानें तें दुष्कर्माबद्दल प्रायशवित्त म्हणून आणिलें 
तर मग ते किती अधिक वीट 
आणणारे असणार ! 
२८ खोटा साक्षी नाश पावतो, - 
पण जो ऐकल्याप्रमाणें सांगतो त्याच्या सांगण्याला 
कोणी हरकत घेत नाहीं. र 
२९ दुजन आपला हृ£ आपल्या मुखचर्येवर 
व्यक्त करितो 
पण सरळ मनुष्य आपल्या वर्तनकमाचा 
विचार करितो. . 
परमेश्वरापुढें शहाणपण; बुदि.वः युक्ति 
हीं मुळींच चालतं 'साहींत: 
३१ लढाडंच्या दिवसासाठी धोंडा. सज्ज करितात 
पण यंश देणें परमेश्रराकडे:असतें प्र 
१ सांगे नांव विपुल धेनाहून इष्ट होग;. 
प्रेमयुक्त कृपा सोन्यारप्यापेक्षां उत्तम आहे. 
२ सधन व निर्धन यांचा एकमेकांशीं 
व्यवहार' असतो, भे 
त्या सर्वांचा निमीणकतो. परमेश्वर आहे. :: 
३ चतुर मनुष्य अरिष्ट येतां पाहून ल्पतो; ) 
“ : भोळे. पुढें जातात आणि हानि पावतात. 
४ नम्रता व परमेश्वराचे भय 
योंचें पारितोघ्रिक धन, सन्मान व. जीवन 
हीं होत. 
कुटिल मनुष्याच्या मागात कांटे व पाश असतात. 
ज्याला जिवाची काळजी असते त्यार्ने त्यापासून 
दूर्‌ राहावें - 
६ मुला'च्या स्थितीस अनुरूप असें शिक्षण त्याला दे, 
. . म्हणजे ब्रद्धपणींहि तो त्यापासून परावृत्त होणार नाहीं. 


७०१ 


अ० २२९७-२३५६ 


नीतिसुनें 





७ धनिक मनुष्य निर्थनांवर सत्ता. चालवितो, 
त्वणको धनकोचा दास होतो. 
८ जो. दुष्कर्म पेरितो तो अनथोची कापणी करितो, 
त्याच्या कोघाचा सोटा व्यर्थ होईल. 
९ ज्याची दृष्टि उदार त्याचें कल्याण होते, 
कारण तो आपल्या अन्नांतून गरिंबांस देतो. 
१० उन्मत्तपणा. करणाऱ्यास घालवून दे 
म्हणजे भांडण मिटेल, ध 
आणि कलह व अप्रतिष्ठा ही-बंद पडतील. 
११ ज्याला मनाची शुद्धता आवडते, ज्याची वाणी 
कृपामय असते 
अद्याचा मित्र राजा असतो. 
१२ परमेश्वराचे नेत्र ज्ञानाचे रक्षक आहेत, 
पण विश्वासघातक्याचे शब्द तो व्यर्थ करितो. 
१३ आळशी म्हणतो, बाहेर सिंह आहे, 
भररस्त्यावर मी ठार होईन. 
१४ परल्त्रियांचें मुख मोठा खाडा आहे; 
ज्यावर परमेश्वराचा कोप होतो तो त्यांत पडतो. 
१५ बालकाच्या हृदयांत -मूर्खता अखडरेली असते; 
* शासनवेत्र त्याच्यापासून तिठा घालवून देतें. 
१६ आपलें धन वाढविण्यासाठी जो गरिबास नाडितो 
- व धनिकास भेटी देतो तो भिकेस लागतो. 


१७ श्ञान्यांचीं वचनें कान लावून ऐक, 
माझ्या ज्ञानाकडे चित्त लाव, 
१८ कारण तीं तूं अंतयामी वागविलीं 
व॒ आपल्या वाणीच्या ठायीं स्थापलीं - तर किती 
चांगलें होईल. 
१९ परमेश्वरावर तुझा भाव असावा, 
म्हणून मीं तुला तीं वचर्ने आज कळविलीं आहेत. 
२०-२१ सत्याच्या वचनांचे तत्त्व तुला कळवावें 
व॒ तुला. पाठविणाऱ्यांना सत्याचीं. वचने तूं परत 
जाऊन सांगावीं म्हणून 


मसलती व ज्ञान यांनीं युक्त अशा उत्कृष्ट गोष्टी 


मीं तुला लिहून दिल्या नाहींत काय? : 


२ गरीब हा केवळ गरीब आहे. म्हणून त्याला 
नाहं नको, 
आणि वेशींत विपन्नावर जुळम करूं नको. 
२३ कारण परमेश्वर त्यांचा कैवार घेईल 
आणि त्यांस नागविण्याऱ्यांचा जीव. नागवील, 
२४ रागीट मनुष्याशीं मंत्री करूं नको; 
कोपिष्ठाची संगति धरूं नको, 
२५ धरिक्ील तर त्याची चालचलणूक शिकून 
आपला जीव पाक्यांत घालिशील. 
२६ हातावर हात मारणारे 
व कजाला जामीन होणारे यांतला तूं होऊं नको 
२७ तुजजवळ कजे फेडण्यास कांहीं नसले 
म्हणजे तुझ्या अंगाखालचें अंथरूण काढून 
तो नेईल अशी पाळी तूं कां येऊं द्यावी £ 
२८ तुझ्या पूर्वजांनी घातलेली मेर सारू नको. 
२९ आपल्या धंद्यांत चपळ असा कोणी तुला 
दिसतोकाय £ . 
त्याचें त्यान राजांसमोर आहे, 
हलकट लोकांसमोर नाहीं. 
- १ अधिपतींबरोबर भोजनास बसतोस 
तेव्हां तुजपुढें कोण आहे. याचा पूर्ण 
विचार कर; 
२ तूं खादाड असलास 
तर तूं आपल्या गळ्याला सुरी लाव. 
३ त्याच्या मिष्टान्नांची इच्छा करूं नको; 
तीं कपटांचीं खाद्यें आहेत. 
४ घनवान्‌ होण्यासाठीं धडपड करूं नको; 
आपलें चातुर्य एकीकडे ठेव. 
५ जें पाहतां पाहतां नाहींसें होतें त्याकडे तूं नजर 
लाबावी काय? 
कारण गगनांत उडणाऱ्या गरुडासारखे पंख धन 
आपणास लाविते. 
६ दुष्टदृष्टि मनुष्याचें अन्न खाऊं नको, 
त्याच्या मिष्टान्नाची इच्छा करूं नको; 


- ७०२ 


"७ कोरणः तौः' आपल्या. मनांत घास मोजणार्‍या 


सारखा आहे, 
प्रण त्यांचें मॅन तुजवर नाही.  ।': 
८. मिळलेंठाःघास तूं ओकून ठोकिसील, . . 
" तुझें गोड बोलणें व्यर्व होईल. : . 
- ९ मूर्खांच्या कानांत कांहीं सांगूं नको, 
तुझे शहाणपणाचे बोल तो तुच्छ मानील... 
१० जुनी मेर सारूं नको; 
अनाथांच्या शेतांत क्षिरूं नको; 
११. कारण त्यांचा कैवारी समर्थ आहे; : 
तो त्यांचा कैवार घेऊन तुजविरुद्ध होईल: 
१२ तूं आपठें मन शिक्षणाकडे 


आणि आपले कान ज्ञानाच्या वचनांकडे लाव. 


१३ मुलास शिक्षा करण्यास अनमान करूं नको, 
कारण त्याला छडी मारिल्यानें. 
तो मरणार नाहीं. 
१४ दूं त्यास छडी मार 
-_ आणि अघोलोकापासून त्याचा जीव वांचीव. 
१५ माझ्या मुला, तुझें चित्त सुक्ष असठें 


तर माझ्या, माझ्याच चित्ताला आनंद होईल; 


१६ तुझ्या वाणोंतून यथार्थ बोल निघाल्यास 
१७ पातक्यांचा हेवा करूं नको, 
तर परमेश्वराचे भय अहर्निश बाळग; 
१८ कारण पारितोषिक निश्चये मिळणार; 
तुझी आझा नष्ट होणार नाहीं. 
- १९ माझ्या मुला, तूं ऐकून शहाणा हो 
ब आपलें मन सरळ मागांत राख. 
२० मद्यपी व मांसाचें अतिभक्षण करणारे 
यांच्या वाऱ्यास राहूं नको; 
२१ कारण मद्यपी व खादाड दरिदी होतात, 
कैफ मनुष्याला चिंध्या नेसवितो. 
२२ तूं आपल्या जन्मदात्या बापाचें ऐक, 





नीतिसुभ्रें . अ० २३६७-३५ 


२३ सत्य, खन्नता, दिक्षण व समंजसपणा, 
हीं -विकत वे; विकूं नको. 


२४ धार्मेकाचा बाप फार उल्लासतो. 


सुज्ञ मुलास जन्म देतो तो त्याजविषयीं 
- . आनंद पावतो. वी 


| :२७ तुझी मातापितरें आनंद पावोत 


तुझी जन्मदात्री हर्षे पावो, 


२९६ माझ्या सुला, तूं आपलें चित्त मला दे, 

* :महे मार्ग तुह्या दृष्टीला आनंद देवोत. 
२७ वेश्या खोल खाचेसारखी आहे; , 
' . परल्नी अरुंद कूपासारखी आहे. . . 


२८ ती लटारूसारखी टपून राहते 
आणि मनुष्यांतील 'विश्वासघातक्यांची 
संख्या वाढविते. 


_२९ हाय हाय कोण 'म्दणतो ६ अरे अरे कोण करितो? 


तंग्याभांडणांत कोण पडतो 

गाऱ्हाणी कोण सांगतो £ विनाकारण धाय 
कोणास होतात 

धुंदी कोणाच्या. डोळ्यांत असते £ 


1३० जे फार वेळपर्यंत द्राक्षारस पीत राहतात, 


जे मिश्रमद्याचा पूर्ण आस्वाद घेण्यास 
जातात त्यांच्या. 


1 ३१ द्राक्षारस कसा तांबडा दिसतो, 


- प्याल्यांत कसा चमकतो, 
घशांतून खालीं कसा सहज उतरतो 
हें पाहत बसूं नको. 


1 ३२ शेवटीं तो सर्पासारखा दंश करितो, 


फुरशाप्रमाणें शोंबतो. 

३३ तुझे डोळे विलक्षण प्रकार पाहतील; 
तुह्या मनांतून विपरीत गोष्टी बाहेर पडतील; 

३४ समुद्रामध्ये आढवा पडलेल्याच्यासारखी, 
डोलकाठीच्या माधथ्ट'यर आढवा पढलेल्याच्या- 
सारखी तुझी स्थिति होईल. 


आपल्या बद्ध झालेल्या आहेला तं तुच्छ मानूं नको. | २५ तुं म्हणझील, त्यांनीं मल्य ताडण केलें तरी माझें 


० 


अ० २३:३५-२४:२५ 





कांहीं दुखठें नाहीं यत 
त्यांनी मला मारिळें तरी मला कांहीं छागळें नाहीं. 
मी शुद्धीवर केव्हां येडेन ? : . ः 
मी. पुनः त्याचें सेवन करीन: 
१ दुर्जनांचा हेवा करूं नको 
९४... त्यांच्या संगतीची इच्छा धरूं नको 
२ त्यांचें अंत:करण बलात्कार करण्याचा 
बेत करिते 
त्यांच्या वांणींतून' घातषाताचे. बोल निघतात. 
३ सुज्ञानाच्य़ा योगें घर बांधितां येते. वि 
समंजसपणानें तें मजबूत राहतें; . 
४ ज्ञानाच्या योगें त्याच्या. खोल्या 
सर्व प्रकारच्या मोलवानं व॑मनोरम वस्तूंनी भरून 
जातात. ऐ 
८ सुक्ष पुरुष बलवान्‌ असतो; 
ज्ञानी मनुष्य आपलें बल रढ करितो. 
३ शहाणपणाने व्यवस्था करून युद्धे चांठीव; : 
बहुत सुमंत्री असल्यानें यश मिळते. 
७ जवान मूर्खाच्या आटोक्याबाहेर असतें; 
वेशीवर तो आपटे तोंड उघडी नार्ही. 
८ जो दुष्कर्म करण्याचें योजितो, 
त्याला लोक घातकी भाणूस म्हणतात. 
९ मूखोचा विचार पापरूप असतो; 
*“ ध्रर्मनिंदकाचा लोकांस वीट येतों. 
१० संकटकालीं तुझें घैर्य खचले 
तर तुझी शक्ति अल्प होय. 
११ ज्यांना ठार मारण्यासाठी धरून नेत. असतील 
त्यांस सोडीव, 
ज्यांच्या वधाची तयारी झाली आहे 
त्यांचा बचाव करण्याचा साघेल तेवढा 
प्रयत्न कर. 
३२ आम्हांस हें ठाऊक नव्हतें असें म्हणसील 
तर इृद्यें तोळून पाहणाऱ्यास 
हें कळत नाहीं काय£ 
वुझा जीव राखणाच्याला माहीत नाहीं काय? 


तो प्रत्येकांस ज्याच्या त्याच्या कृतीप्रमाणें प्रतिफल 
देत नाहीं काय 
१३ माझ्या मुला, मध खा, तो चांगला आहे. 
मधाचे पोळें खा, तें तुझ्या जिभेला गोड लागतें; 
१४ असेंच ज्ञान तुझ्या. जिवाला आहे असें समज; 
तं तुला प्राप्त झालें तर फल्ग्राप्ति' घडेल; 
तुझी आश्या खुंटणार नाहीं. 


१५ अरे दुष्टा, धार्मिकाच्या घरार्‍या नाश करण्यास 


टपूं नको, 
त्याच्या विश्रांतिस्थानांचा बिघाड करू नको; 
१६ कारण धार्मिक सात वेळां पडला तरी पुनः उठतो, 
पण दुर्जन अरिष्ट आल्याबरोबर 
जमीनदोस्त होतात. 
१७ तुझा वैरी पडला तर त्याबद्दल आनंद मानूं नक्रो, 
तो जमीनदोस्त झाल्याने तुझें मंन उल्लासू नये; 
१८ उल्लासळें तर तें परमेश्वर पाहील, आणि त्याला तें 
आवडणार नाहीं, 
आणि तो त्याच्यापासून आपला क्रोध फिरवील 
१९ दुष्कर्म्यांवर जळफळूं नको 
दुर्जनाचा मत्सर करूं नको. 
२० कारण दुष्कम्योस चांगली गति नाहीं; 
दुर्जनांचा दीप मालवेल. 
२१ माझ्या मुला, परमेश्वराचे व राजाचें भय बाळग, 
चंचलवृत्तीच्या मनुष्यांत मिसळू नको; 
२२ कारण त्यांजवर विपत्ति अचानक येईल, 
आणि त्यांच्या आयुष्याचा. क्षय केव्हा. होईल 
कोण जाणे £ । 


२३ हीहि स॒ज्ञांची वचने आहेत; | 


तोंड पाहून न्याय करणें ठीक नाहीं. 
२४ तूं धार्मिक आहेस असें जो दुर्जनास म्हणतो, 
त्याला लोक शाप देतील, 
राष्ट त्याचा तिटकारा करितील; 
२५ पर्ण जे दुर्जनास ठपका देतील त्यांचें बरें होईल, 


५७०६. 





२६ जो योग्य उत्तर देतो 
तो जणू कोय ओठांचे चुंबन देतो. 


२७ तुझें बाहेरचें व शेतांतळें जें काम ते आधीं कर, 


मं आपलें घर बांध 
२८ आपल्या भाऊबंदाविरुद्ध विनाकारण साक्ष 
देऊं नको; 
तूं आपल्या वाणीनें ठकवूं नको. 
२९ मी जद्यास तसें करीन, . 
त्याचें उसने फेडीन, असें म्हणूं नको. 
३० एकदा मी आळशाच्या शेताजवळून, 
बुद्धिहीनाच्या द्राक्षमळ्याजवळून जात होतों; 
२१ तों तो कांटेऱ्यांनीं भरून गेला आहे, 


त्याची. जमींने खाजकुहरीने -व्यापिली आहे, | 


व त्याची दगडी भिंत कोंसंळली आहे, 
असें मला आढळले, 
३२ तें मीं पाहिलें, त्याचा विचार केला, 
आणि तें पाहून मीं बोध घेतला 
२३ आणखी थोडीशी झोप घेतो, आणखी थोडीझी 
इकली घेतों 
हात उराशी धरून जरा.-निजतों, . 
२४ असें म्हणत जाझील तर दारिख्य तुला 
दरोडेखोराप्रमार्णे, 
“गरिबी तुला हत्यारबंद माणसाप्रभाणें गांठील, 


१ होंहि शलूमोनाची नीतिसूत्रे आहेत. 
२५१ यहूदाचा राजा हिज्कीया याच्या मनुष्यांनीं 
यांचा संग्रह केला 


२ एकादी गोष्ट गुप्त ठेवणें यांत देवाचें गौरव आहे; : 


पण एकाद्याचा शोध लावर्णे यांत राजांचे 
गौरव आहे. 
३ उंचीसुळें आकाशाचा, खोलीमुळें एथ्वीचा, 
व राजांच्या मनाचा थांग लागत नाहीं. 
४ स्प्यांतला ग्राळ काहून टाक, 


अ० रेढेः२र५-२५:१६ 


म्हणजे धातु गाळणाऱ्यासाठीं त्याचें चांगळें 
"“-:"-- . पात्र बनलें दा 
५ राजासमोरून दुजनाला घालवून दे. 
म्हणजे त्याचें सिंहासन धमोच्या ठायीं 
स्थापीत होईल. 

:*7६-.राजासमोर आपली प्रतिष्ठा मिरवू नको. 
थोर लोकांच्या जागीं उभा राहूं नको; . _ 

“७ कारण कोणा सरदारास येतांना पाहून: त्याच्या- 
समोर तुला खालच्या जागीं बसविण्यांत यावें, 
त्यापेक्षां वर येऊन बैस असें तुला म्हणावें हें बरें. 

< फियोद करावयास जाण्याची,उतावळी क॑ नको, । 

- -ली'तू केली आणि 'पुझ्या शेजाऱ्याने तुझी. 
तर परिणामी काय करूं असें. तुला होऊन जाईर. 

९ तुझा व तुझ्या हेजाऱयाचा वाद असला 

तर तो चालीष, . 
*पण इतराच्या गुप्त गोष्टी बाहेर-फोडूं नको; 

१० फोडिल्या तर ऐकणारा तुझी निर्भत्सना करील, 
आणि हें दूषण तुला लागून राहील. 

११ रुपेरी करंड्यांत सोन्याची फळें, 
तसें समयोचित 'भाषण..होम. 


| १२ सोन्याचें कर्णभूषण आणि उत्कृष्ट 


सोन्याचा दागिना, - 
तसा सुक्ष उपदेशक लक्ष देणाऱ्या कानाला भाहे. 
१३ कापणीच्या समयीं जसें बफोचें पेय, 
तसा विश्वासू जासूद: -: 
त्याला पाठविणाऱ्यास आहे, 
कारण तो आपल्या धन्याचा जीव गार करितो. 
१४ मेघ व वारा असून दृष्टि नाहीं, 
त्याप्रमाणें आपल्या देणग्यांची खोटी आढ्यता 
भिरविणांरा आहे. 
१५ बराच तेळ धीर धरल्याने न्यायाधीशाचे मन बळतें, 
नरम जीभ हाढ फोडिते. 


१६ मध सांपडल्योस' वुक्षाःतो पुरे इतकाक्खा. - : 


जास्त खॉग्र तर तुला वाति. होईल 


७०५ 


अ० २०१५७-१९६५१५७ 


च्नीतिसूले 





६७ शेजाऱ्याच्या धरी आपलें पाऊंल विरळा टाक, 
नाहीं तर- त्याला कंटाळा येऊन तो तुझा द्वेष करील, 
१८ जो शेजाऱ्याबिरुदध खोंटी साक्ष देत 


तो घण, तरवार व तीहंग बाण यांसारखाःआहे. 


१९ संकटसमयीं विश्वासघातक्यावर भरंवसा :ठेवणें 


हे. तुटलेल्या दांतानें ' खाणे. ठचकलेल्या- प्रायानें 


चालणे यांसारखे आहें. 


२० थंडीच्या दिवसांत अंगावरील पांघरूण. “काढणें । 


_ सोऱ्यांवर शिरका घालण्यांसारखें 
* आणि खिन्न हँदेयापुढें गायन 
करण्यासारखे अहि. 


२१. तुझा रीधु भुकेला असस्यार्स त्याला खावर्याला दे, |. 


तान्हेला असल्यास त्याला पाणी: प्यावयाला. दे. 
२९ 'असें केल्याने. त्यांच्या मस्तकावर तूं निखाऱ्यांची रास 
केल्यांसारखें हवाला. होईल; 
आणि परमेश्वर तुला प्रतिफल देल. 
..-२३ उत्तरेचा वारा पाऊस आणिती: । 
. त्याप्रमाणें चुगल्खोर जीभ सुंद्रा क्रोघाविष्ट करिते. 
२४ भांडखोर बायकोबरोबर प्रशस्त घरांत राहण्यापेक्षा 
घाच्याच्या एका कोपऱ्याला-बंसणे पुस्वलें. 
२५ तान्हेल्या जिवाला जसें गॉरे पाणी, .. :- 
तसें दूर देशाईून आलेलें शुभ वर्तमान होय. : 
२६ दुजनापुढें स्थानभ्रष्ट झालेला-चॉर्मक :-. 
हा गहूळ केलेला झरा; नासछेळें जलकुंड 
याप्रमाणें आहें. र ! 
२७ मधाचे अति सेवन करणें बरें नाहीं 
तसें मनुष्यानें आपल्या --गौर्वाच्या पाढीस लाग- 
* ष्यांत क्रांही गौरव नाहीं. .- 
२८ ज्या मनुष्याचें वित्त स्वाधीन ज्ञाही, . 
तो गांवकुसू ससलेल्या पडक्या गांवासारखा आहे. 
१ उन्हाळ्यांत जसें बर्फ, कापणीच्या समयी 


द्‌ . जसापाऊत,  :. . 
तसा मूर्खाला सन्मान उयोभत नाहीं. 
२ भ्रमण करणारी चिमणी व.उडणारी निळवी 


३ घोब्याला चाबूक, गाढवाला लगाम, 
मूर्खीच्या पाठीला बडगा 
४ मूर्खाला त्याच्या मूखेतेम्रमाणें उतर देऊ नको. 
देशील तंर तूं त्याच्यासारखा. ठरशील, 
५ मूखोला त्याच्या मूर्खतेला योग्य असें उत्तर दे, 
नाहीं तर तो आपल्या मर्ते स्वतांला 
शहाणा समजेल. 
६ जो मूखोच्या द्वातीं निरोप पाठवितो. 
तो आपले स्वतांचे पाय कापून घेतो, 
त्याचें नुकसान-त्योचच्या: पदरी पडते. 
७ लंगब्याचे पाय जसे कमजोर. .. 
तसें मू्खीच्या तोंडचे नीतिवघन असलें. 
८ मूर्खाला मान देणारा २ 
गोफणींत गोटा घट्ट चांधणाऱ्य़ासारखा आहे. 
९ मूखीच्या तोंडचें.नीतिवचन, री 
शिंगलेल्या इसमाच्या हातांत शिरणाऱ्या 
कांग्यासारखें आहे. - 
१० कुझल कारागीर सव वस्तु सिद्ध करितो, 
आणि जी मूखोळा कामास लावितो तो कोणाहि 
आल्यागेल्यास कामास लावणाऱ्यासारखा आहे. 
११ जो मूर्ख आपला मूखपणा पुनःपुनः करितो, . 
तो आंपल्या ओकीकडे परतणाऱ्या 
कुत्र्यासारखा होय 
१९ आपल्या . शहाणपणाची घमेंड बाळगणारा इसम 
वुला दिसतो काय? 
अशा मनुष्यापेक्षां मूर्खांची अधिक आश्या आहे. 
१३. आळशी म्हणतो, रस्त्यावर संह आहे, 
चवाठ्यावर सिंह आहे. 
१४ दरवाजा आपल्या बिजागरांवर फिरतो, 
.. तंसा आळी आपल्या अंथरुणावर लोळतो, 
१५ आळशी आपला हात ताटांत घालितो. 
तो परत तोंडाकडे नेण्यास त्याला श्रम वाटतात. 


| १६ योग्य उत्तर देणार्‍या सात. जणांपेक्षां : 


आळशी आपणाला शहाणा समजतो. 


यांप्रमाणे निष्कारण दिळेला 'शाक कोठेच ठरतःनाहीं. । १७ दुसऱ्याच्या तंठ्यांत पद्टेन संतप्त होणारा, - 


१३०६ 


नीतिसू्े 


अ० २९९११७--२७५१६ 





सहज जवळून जाणाऱ्या कुत्र्याचे कान घरून 
ओढणाऱ्यासारखा होय. 
१८-१९. जो आपल्या शेजाऱ्याला फसवितो आणि 
म्हणतो कीं 
'मी अध नव्हतो का करीत £ 
तो. -कोलतें;: बाण व मारक झाक्ने. फेकणाऱर्‍्या 
वेब्यासारखा आहे. 
१० सर्पण नसल्यामुळें विस्तव विझतो; 
कानाशी लागणारा कोणी नसला म्हणजे 
तंटा'-मिटतो. 
२१ निखाऱ्यांस जसे कोळसे, विस्तवाला जसें सर्पण 
तसा भांडण पेटविण्यास भांडखोर लागतो. 
२९ कानीं लागणाऱ्याचे शब्द रुचकर 
पक्कान्नासारखे असतात, . 
ते पोटांत अगदीं खोल शिरतात. 
२३ वाणी कळवळ्याची पण मन दुष्ट असणें हें, 
रुप्याचा मुलामा दिलेल्या मडकयासारखें होय. 
२४ द्वेटटा आपल्या वाणीनें खोटा बहाणा करितो, 
पण अंतर्यामी कपट बाळगितो; 
२५ तो गोडगोड बोलतो तेव्हां त्याच्यावर विश्वास 
ठेवू नको, 
कारण त्याच्या हृदयांत सात विषें आहेत; 
२६ त्याचा द्रेष धूर्ततेनें झांकला आहे, 
तरी लोकसमाजापुढें त्याची दुष्टता 
उघडकीस येईल. 
२७ जो खाचं खणतो तो तींत पडेल, . 
जो धोंडा लोटितो त्याजवर तो उलट येईल. 
२८ लबाड जिव्हा आपण घायाळ केलेल्यांचा द्वेष करिते, 
खुशामत करणारें तोंड नाशाला कारण होतें. 
१ उद्यांची खात्री मानूं नको, 
९७. कारण एका दिवसांत काय होईल हें तुला 
२ स्वमुखाने नव्हे, तर इतरांनीं, 


कळत नाहीं. 
आपल्या तोंडाने नव्हे तर परक्यांनीं 
तुझी प्रशंसा करावी. 


३ दगड जड असतो व वाळू वजनाने भारी असते, 
पण मूर्खांचा राग ह्या दोहोंहून भारी असतो. 
४ क्रोधाची निष्ठुरता व कोपाचा तडाखा हीं पुरवली, 
पण प्रेमसंशयापुढें कोण टिकेल ? 
*$ झाकलेल्या प्रेमापेक्षा, 
उघड शुब्दताडण बरें 
६ मित्राने केलेले घाय खऱया प्रेमाचे आहेत, 
पण वैरी चुंबनांची गर्दी उडवितो. 
७ धालेल्या जिवाला मंधाचा वीट येतो. 
पण भुकेल्या जिवाला कोणतीहि कडू वस्तु 
गोड लागते. 
८ स्वस्थान सोडून भ्रमण करणारा मनुष्य . 
आपलें कोटें सोडून भटकणाऱया पक्ष्यासारखा आहे. 
९ तेल व सुगधी द्रव्यें मनाला आल्हाद देतात, 
त्याप्रमाणें मनापासून मसलत देणाऱ्या स्ित्राचें 
माधुर्य होय. 

१० स्वतःच्या व आपल्या बापाच्या मित्राला सोडूं नको; 
आपल्या संकटसमयी . भावाच्या दारीं जाऊं नको 
दूर असलेल्या आपल्या भावापेक्षां जवळ असलेला 

शेजारी बरा 

११ माझ्या मुला, सुक्च होऊन माझें मन आनंदित कर, 
म्हणजे माझी निंदा करणाऱ्यास मी प्रत्युत्तर देईन. 

१९ वतुर मनुष्य अरिष्ट येत आहे असें पाहून लपतो, 
पण भोळे पुढें जातात आणि हानि पावतात. 

१३ अनोळख्याला जो जामीन होतो त्याचें वसन ठेवून घे; 
जो परस्रीला जामीन होतो त्याला 

तारणादाखल ठेब. 
१४ कोणी मोठ्या पहाटेस उठून उंच स्वरानें आपल्या 
मित्रास आशीवोद दिला 
तर तो त्याला शाप होय असें मानितील. 

१५ पावसाच्या झडीच्या दिवशीं सतत गळते टिपके, 
व कटकटी बायको हीं सारखीं आहेत; 

१६ तिला आवरणारा म्हणजे वाऱ्याला 

आंवरणारा होय; 
त्यांच्या उजव्या हाताला तेल लागल्यासारखे होतें. 


भ०7२५७५१७-२८:१५ नीतिसूत्रे 





१७ तिले तिख्याठा पाणीदार करिते. सस्थिति दीघ काळ राहते. . 
तसा मनुष्ये आपल्या. मित्राचा चेहरा ३ दुबळ्यांस पोडणारा दरिद्री पुरुष, 
“:..: फाणीदॉर करितो. र *- हा थुऊन नेणाऱ्या व अन्न राहूं न देणाऱया . 
१८ जो अंजिराचें झाड राक्षितों.तो त्याचें फळ चाखितो पावसासारखा आहे. 
जो. आपल्या धन्याच्या सेवेला. जपतो ' त्याचा । ४ शास्राज्ञा मोडणारे दुजनांची प्रशांसा:करितात; 
मान होतो. :5- " पण धमेशात्र पाळणारे त्यांजवर संतापतात. 


१९ जसें पाण्यांत सुखार्चे प्रतिबिंब हुवेहूब दिसतें 
तशीं मनुष्याची. हृदये परस्परांची प्रतिबिंबे - होत. 
२० अधोलोक व विनाशस्थान हीं कधीं 


५ दुर्जनांला न्याय समजत नाहीं, 
पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना 


तृप्त होत. नाहींत ६ धनचान्‌ असून जो दुटप्पी मनाचा आहे, 
आणि मनुष्याचे नेत्रहि कधीं तूप होत नाहींत. “त्याच्यापेक्षा सात्विकपर्णे चालणारा दरिद्री बरा. 
२१ स्प्यासाठीं मूस ब सोऱ्वासाठीभट्टी,  - - : |. ७ सुद्ठ पुत्र थर्मशास्र पाळितो, 
- तशी मनुष्यासाठी प्रश्नंसेची कसोटी होय. : पण खादाडांचा सोबती आपल्या बापास 
२२ कुटलेल्या' घान्याबरोबैर मूर्खाला उखळांत घाळून खालीं पाहावयास लावितो. ट 
':: _ मुसळानें कुटलें र ८ जो आपलें धन वाढीदिढीरने वाढवितो, 


| तरी त्याची मूर्खता त्याला सोडणार नाहीं तो तें गरिबांवर दया करणाऱ्यासाठीं सांठवितो. 


९ घर्मशात्ञ कानीं पट नये म्हणून जो आपला 


२३ तूं आपल्या 'दोरडांमेंढरांची स्थिति पाहत जा; काने .फिरवितो, - 
आपल्या कळपांवर चांगली नजर ठेव त्याची प्रार्थना देखीळ वीट आणणारी. आहे. 
२४ कारण संपत्ति सदा टिकत नाहीं; ' १५ जो सरलांस बहकवून कुमामोस लावितो 


राजमुकुट तरी पिढ्यानपिढ्या टिकेल काय २ 
२५ वाळलेले. गक्‍तःजाऊन त्या जागीं कोवळें -. . 


तो आपण खणिलेल्या खाचेत स्वतः पडेल; 
पण सात्विक कल्याणरूप वतन पावतील. 


गवत उगवते. ११ धनवान आपल्या मतें शहाणा असतो. 
डोंगरांवरील हिंरंद्ळ कापून गोळा करितात. पण समंजस गरीब त्याचा भेद बाहेर काढितो. 
२६ वस्लांसाठीं कोकरे आहेत; "| १२ धार्मिकांचा विजय होतो तेव्हां मोठा उत्सव होतो, 
बकरीं शेताचे मोळ आहेत. पण दुर्जन प्रबळ झाळे असतां लोक लपून बसतात. 
२७ तुझ्य़ा व तुझ्या घराण्याच्या अन्नापुरतें १३ जो आपले दोष झांकितो त्याचें बरें होत नाही; 
आणि. तुझ्या .दासींच्या पोषणापुरतें झेळ्यांचें दूध जो ते कबूल करून सोहून देतो त्याजवर दया होते. 
तुझ्याजवळ आहे. ; १४ जो नेढमीं पापमीरु असतो तो धन्य, 
पण जो आपटें मन कठीण करितो 
१ कोणी पाठीस लागळें नसता. तों विपत्तींत पडतो. 
शट दुजेन पळतात, १५ गरीब प्रजेवरचा दुष्ट अधिपति 
पण धार्मिक 'सिंहासारखे निर्भय .. राहतात. गर्जणाऱ्या सिंहासारखा 
२ देह्याच्या पातकामुळें त्याचे बहुत अधिपति होतात, आणि भक्ष्य शोधीत फिरणाऱ्या 





मण समंजस व जाणत्या मजुष्मांच्या हातून- त्याची | अस्वलासारखा आहे. 


७ळ्ढट 


_ अ० २८५१६-२९३१५ 





०६ ठंबा अविपतीरा बुद्धि कमी त्याचा जुलूम फार, 
ज्याठा ठोमीपणाचा तिटकारा वाटतो तो 
दीषोयुषी होतो. 


. ३७ रक्तपाताच्या दोषाचा ज्याला भार झाला आहे, |. : : 


तो शवगर्तेकडे धावतो; त्याला घरूं नको. 
१८ सरळ मार्गाने चालणाऱ्यार्‍चा बचाव होतो. 
पण दुटप्पी मनाच्या मनुष्याचा अचानक 
अधःपात होतो, 
१९ जो आपलें शेत आपण करितो त्यांला भरपूर 
अन्न मिळतें. £ 
जो .गर्विष्टांच्या मागें लागतो त्याला पुरें दारिद्य येतें. 
२० स्थिर-मनाच्या मनुष्याला आश्षीबीदांची 
रेलचेल होते. * 
पण जो धनवान होण्याची उतावळी करितो : त्याला 
शिक्षा झाल्यावांचून राहत नाहीं... - 
२१ तोंड पाहून वागणे बरें नाही, . . . 
चतकोर भाकरीसाठींहि मनुष्य गुन्हा करील. 
२२ दुष्ट दृष्टीचा मनुष्य धन. मिळविण्याची 
उतावळी करितो 
आपणास दारिद्य येईल. हें त्याला समजत नाहीं. 
_ जिव्हेने खुशामत करणाऱ्यापेक्षां 
चाग्दंड करणाऱ्याचे आभार अंती मानितात. 
२४ जो आईेबापांस छटितो आणि म्हणतो कीं ह्यांत 
कांहीं गुन्हा नाहीं, 
तो घातपात करणार्‍याचा सोबती होय. 
"२५ लोभी मनुष्य तंटा उपस्थित करितो; 
पण परमेश्वरावर भाव ठेवणारा धष्टपुष्ट होतो. 
२६ जो आपल्या मनावर भरवसा ठेवितो तो मूख, 
पश जो सुक्षतेनं चालतो त्याचा बचाव होतो. 
२७ जो दरिद्यांस देतो. त्याला. कांही उणें पडत नाहीं 
पण जो त्यांविषयी डोळेझाक करितो त्याला शापां 
वर शाप मिळतात. 
२८ दुर्जन प्रबळ झाले असतां लोक लपून बसतात, 
__ त्यांचा नायनाट झाला म्हणजे धार्मिक बुद्धि 
पावतात. 


२७०५ 





१ पुष्कळदां वाग्दुंड झाला “असूनहि जो 


२९ : आपली मान ताठ करितो 


त्याचा अचानकः चुराडा होतो, त्याचा कांदीं 
- ... . उपाय चालतनाही.__ : 

२ धार्मिक बढती पावतात तेव्हां लोक आनंद 'पावतात, 
पण दुजेन प्रभुत्व चालवितो तेव्हां प्रजा: :.. . 


>> हायहाय करिते. 


३ ज्या मनुष्याला ज्ञानाची आवड असते तो आपल्या 
बापाला आनंदित करितो, 
पण वेश्यांची . संगत घरणारा.. आपल्या मालमत्तेची 
धूळधाण करितो. “ ; 
४ राजा न्यायाने देश सुस्थितींत ठेवितो, 
पण नजराणे घेणारा त्याचें वाटोळें करितो: 
५ जो आपल्या ज्ञेजाऱ्याची खु्यामत करितो 
तो त्याच्या पावलांसाठी जाळें पसरितो, 


६ दुर्जनाचें पाप पाहरूप आहे, 


पण धार्मिक स्तवन करून उल्लासतो. 

७ धार्मिक गरिबांच्या बादांत मन घालितो; 
दुर्जनास तो समजण्याची बुद्धि नसते 

८ उद्दामपणा करणारे.--नगराला. आग लावून देतात, 
पण सुज्ञ जन क्रोधाला घालवितात. 

२ सुज्ञाचा मूखोशीं,. वाद असला तर मूर्ख रागावो 
किंवा इसो, त्याला' स्वस्थता म्हणून नसतेच. 


१० खुनशी मनुष्ये सात्विकाक द्वेष करितात, 


पण सरळ मनुष्ये त्याच्या जिवाला जपतात. 


॥ ११ मूर्ख आपल्या मनांतील सवे क्रोध व्यक्त करितो, 


पण सुज्ञ तो मार्गे आवरून ठेवितो. 


१२ अधिपति. खोड्या गोष्टीला कान देणारा असला, 


तर त्याचे सवे सेवक दुष्ट बनतात. 


१३ गरीब व सावकार यांचा व्यवहार होतो 


- या दोघांस प्रकाश देणारा परमेश्वर आहे. 


१४ जो राजा गरिबांचा खरेपणानें न्याय करितो, 


त्याचें सिंहासन सदा टिकते. 


१५ छडी व वाग्दंड ज्ञान देतात, 


पण मोकळे सोडिलेळें पोर आपल्या आईला 


अ० २९:१५-३०:१२ 


नीसिसू्े 





: खालीं पाहावयास लावते. 
१६ दुर्जन बढती पावले म्हणजे गुन्हे वाढतात, 
धार्मिकांला त्यांचें पतन पाहानयास सांपडतें. 
१७ तूं आपल्या मुलास शासन. कर, म्हणजे तो तुला 
स्वास्थ्य देईल र 
तो तुझ्या जिवाला हर्ष देईल. । 
१८ हेश्वरी दृष्टांत न झाल्यास लोक अनावर होतात, 
पण घर्मशात्र पाळितो तो धन्य. 
१९ चाकर शब्दांनी सुधारत नाही; 
त्याला समजतें तरी तो. पर्वा करीत नाही. 
२० बोलण्यांत उतावळा असा कोणी 
तुला दिसतो काय १ 
_ त्याच्यापेक्षा मूखोविषयीं अधिक आज्ा असते. 
२१ कोणीं आपल्या चाकरास बाळपणापासून 
लाडानें वाढविले 
तर तो.शेवटी मुलेगाच होऊन बसेल 
२९२ रागीट मनुष्य. तंटा उपस्थित करतो 
क्रोवाविष्ट मनुष्याकडून बहुत अपराध घडतात.. ' 
२३ गर्व मनुष्याला खालीं उतरितो, 
पण ज्याचें चित्त नन्न तो सन्मान पावतो. 
२४ चोराचा भागीदार आपल्या आत्म्याचा द्वेश होय; 
तो झपफ्थ ऐकतो तरी तो कांहीं सांगत नाहीं. 
२५ मनुष्याची भीति पाहखूप होते; 
पण जो परमेश्वरावर भाव ठेवितो त्याचे संरक्षण होतें. 
, २६. अधिपतीचो मर्जी संपादण्यास पुष्कळ 
“> लोक झटतात. 
पण मनुष्याचा निवाडा करणारा परमेश्वर आहे. 
२७ कुटिल मनुष्याचा धार्मिकांला वीट वाटतो, 
आणि सरळमार्गी मनुष्याचा दुर्जनाला बीट वाटतो. 


१ याकेंचा पुत्र आगूर याचीं वचने म्हणजे 
३४०७ . देववाणी > 
त्या पुरुषाने म्हटलें, हे . देवा; म्री.. स्वत 

कषी आहे;-. .: ठी 
- १ अशब्या $ कृतघ 


हे देवा, मीं स्वतांला कष्ट दिळे आहेत, मी क्षीण 
झालो आहे; 
२ मला मनुध्य म्हणूं नये इतका मी मूढ आहे, 
मनुष्यांत समज असतो तो भाझ्यांत नाहीं. . 
३ परमपवित्राचें ज्ञान मला व्हावें 
इतकें खुज्लान मी शिकलों नाहीं. 
४ आकाश्यांत चटून कोण उतरला आहे £ 
वायु आपल्या ओंजळींत कोणीं घरून 
ठेविला आहे? 
जलाशय वल्लांत कोणीं बांधून ठेविला आहे ? 
पृथ्वीच्या सर्वे सीमा कोणीं स्थापिल्या आहेत १ 
त्याचें नांव काय ? त्याच्या पुत्नाचें नांव काय £ 
लुला ठाऊक असल्यास सांग. 
५ इेश्वराचें प्रत्येक वचन शुद्ध आहे; 
त्याचा आश्रय करणाऱ्यांची तो ढाळ आहे. 
६ त्याच्या वचनांत तूं कांहीं भर घाळूं नको, 
घालिशील तर तो तुझां दोष उघड करील आणि 
तूं लबाड ठरझील. 
७ भी तुजजवळ दोन वर मागतो; 
मी मरण्यापूर्वी ते मला दे, नाहीं म्हणूं नको; 
८ व्यर्थ अभिमान व लबाडी मजपासून दूर्‌ राख; 
दारिद्य किंवा श्रीमंती मला देऊं नको; 
मला आवर्यक तेवढें अन्न खावयास दे. 
९ माझी अतितृप्ति झाल्यास मी कदाचित्‌ तुझा 
अव्हेर करीन, 
आणि परमेश्वर कोण आहे, असें म्हणेन; 
मी दरिद्री राहिल्यास कदाचित्‌ चोरी करीन, 
आणि माझ्या देवाच्या नामाची निंदा करीन. 


१० चाकराची चुगली त्याच्या धन्याजवळ करू नको; 


. करशील तर तो तुला शिव्याशाप देईल आणि 
अपराधी ठरझील. 


११ बापाला झाप देणारा व तुला आशीर्वाद प्राप्त 


होवो असें आईला न म्हणणारा 
अशा लोकांचा एक वर्ग आहे. . 


१२ आपला मळ धुतलेला नसतां 
२१० 








ने मतें स्वतःला थुद्ध समजणारा 
४. :कसा एकवर्गाआहे 
4३ ज्याची दृष्टि किती तरी उंच, 
व ज्याच्या पापण्या चर चढलेल्या आहेत 
असा एक वगे आहे. : 
१४ पृथ्वीवरून गरीब व मनुष्यांपैकीं कंगाल यांस 
खाऊन नाहींतसे करावे. 
असे तरवारींसारखे . ज्यांचे दांत व सुऱ्यांसारख्या 
__ आयांच्या दाढा, 
असा एक व आहे. 
१५ जळवेच्या दोन कन्या आहेत, 
त्या दे दे असें ओरडत असतांत;. 
कषीं तृत्त. होत नाहींत. अशा . तीन “अस्तु आहेत; 
पुरे म्हणून कधीं म्हणत. नाहींत अया चार वस्तु 
आहेत; ९ 
१६ त्या ह्या: अधोलोक, वांशेचें उद्र, -. 
पाण्याने कधीं पोट भरत नाहीं अशी प्रथ्वी, : 
पुरे म्हणून कधीं न म्हणणारा अभि. . . 
१७ जो डोळा बापाची थद्द करितो, 
आईचें ऐकणें तुच्छ मानतो. . 
त्याला खोऱ्यांतळे डोमकावळे बोंचून 
, बाहेर काढितीलळ,  . 
त्याला गिघाडांचीं पिळे खाऊन .टाकितील. 
१८ तीन गोष्टी माझ्या समजापळीकडे आहेत, 
चार मला कळत नाहींत: 
१९ गरुडाचें अकाशांत उडणे, 
' सर्पोचें खंडकावर सरपटणें, 
जहाजाचे समुद्रावर चालणे 
:__ च पुरुषाचा तरुणीशी संबघ. ....__ 
२० जारिणीचा..रिवाज असा असतो 
ती खाऊन पिऊन तोंड पुसते 
आणि म्हणते, मीं कांहीं दुष्कर्म केलें नाहीं 
२१ तीन गोष्टींनी भूमि कंपित होते 
चारींचा भार तिला सहन होत नाही; 
२९ त्या ह्या: राजा झालेला दास, 


अ० ३०५१२-३१३:२३ 
:*, .अन्नानें तुडुंब पोट भरलेला मूख, 





। ९३ लञझ झालेली त्रासदायकश्षी, . - 


व धनिणीची वारस झालेली दासी. 
२४ लहान व अत्यंत राहाणे... : 
असे चार प्राणी पृथ्वीवर आहेत: . 
२५ सुंग्या ह्या प्राणिवर्गात अश्वक्त आहेत; . 
तरी उन्हाळ्यांत त्या आपलें अन्न : 
सांठवून ठेवितात. . 
२६ ससे हे सशक्त प्राणी नाहींत, 9 
तरी ते खडकांत आपलीं बिळें करितात. 
२७. टोळांस कोणी राजा नाहीं, 
_ तरी ते टोळ्या करून एकदम उडतात. 
२८ पाल हाताने धरितां येते. 
तरी ती राजमहालांत असते. 
२९ चांगल्या पावलांचे तीन प्राणी आहेत, 
चौघांची चाल सुरेख आहे. 
३० ते हे: सवे वनपडांत बलवान्‌. : 
व कोणासहि पाठ. न॒ दाखविणारा सिंह; 
३१ कसलेला शिकारी कुल्ला, 
बोकड व सैन्याथीश राजा. 
३२ तूं गर्वाने ताठ होण्याचें मूर्खत्व केलें, 
अथवा मनांत दुष्कर्म योजिले, 
तर तूं आपल्या. सुखावर हात ठेव. 


२३३ दूध घुसळिल्याने लोणी निघतें 


नाक पिळिल्याने रक्त निघते, .. . 
तसा राग चेतविल्यारने तंटा उपस्थित होतो. 


१ लयुएल..राजाजी. वचनें. म्हणजे , त्याच्या. 


। २१ आईने त्या फिकविळेडी देववाणी : 


२ भांझ्या मुला, - मी काय सांगू £ 
माझ्या पोटच्या मुला, मी काय सांगूं 2 :. .. 
माझ्या नवसाच्या सुला, मी कार्य सांगू £ 
३ तूं आपळें वीय ल्रियांस देऊं नको; 
आपले मन राजांचा नाह करणाऱ्यास वश होऊं 
देऊं नको. 


७११ 


अ० ३ऐेरः४-रे) 





४ हे ल्युएला, द्राक्षारस पिर्णे राजांस शोभत: नाही. 
राजांस तें नाहीं शोभत; युज 
मध्य कोठें आहे.असे कचारजें 
सरदारांस शोभत नाहीं. : 
५ तें ते प्याले तर घेमेशात्र विसरून 
पीडलेल्यांचा न्याय विपरीत करितील 
६ मरणाच्या लागांस आलेल्यास मेद्य दे 
खिन्न मनाच्या मनुष्यास द्राक्षारस दे 
७ त्यानें तें पिऊन आपंली विपसि विसरांवी 
त्याच्या हालांचें त्याला विस्मरण व्हावे. 
८ सुक्यांच्या वतीने, आसन्नमरण झालेल्यांच्या: बतीनें 
आपलें तोंड उघड,  . 
९ आपे मुख उघड, धर्माने न्याय कर; 
गरीब व कंगाल यांसं न्याय मिळूं दे. 


२० सद्गुणी श्री कोणाला प्राप्त होते £_ 
तिचें मोल मोत्यांहून अधिक आहे. 

११ तिच्या पतीचे मने' तिजवर भरवसा ठेविते 
त्वात्य संपत्तीची वाण पडत नाहीं 

१२ ती आमरण त्याचें हित करिते. . 
अहित करीत नाही । 

१३ ती लोकर व ताग खटपटीनें मिळवितें. 
आणि आनंदाने आपल्या हातांनी काम करिते. 

1४ ती व्यापारी गलबतांसाखी आहे. - 
ती आपली अन्नसामभ्री दुखून आणिते. 

1५ रात्र सरेली नाही तोंच ती उठून 
कुईबाच्या अभसामप्रीची व्यवस्था करिते. 
आणि आपल्या दासीस, त्यांचा अभ्भाचा वाय देते. 
६ क्षेताची चोकशी केरूनं तें ती विकत घेते 


ती आपले -बाहु नेटाने कामास लाविते. 


| १८ आपला उद्योग फायदेशीर आहे हें तिला कळतें. 


तिचा दिवा रात्रीस मालवत नाहीं. 


| १९ ती चाती आपल्या हातीं घेते. 


ती हातांनी चरकी धरिते. 
२० ती गरिबांसाठी मूठःउधडिते 
गरजवंतांस हात देते. 
२१ आपल्या कुटुंबाकरिता तिला बर्फाचे 
भय वाटत नाहीं, 
कारण तिचें सवे कुटुंब किरमिजी बनात 
पांघरलेटें असतें. 


।। २२ ती आंपणासाठीं वेलबुद्टीदार पलंगपोस करिते 


तिचें वद्ध तलम तागाचे व जांभळें आहे. 
२३ तिचा पती वेशींत देशाच्या वडील मंडळींत बसला 
असतां तेव्हांच ओळखितां येतो. 
२४ ती तागाची वखरे करून विकिते, 
व्यापाऱ्यांस कमरबंद विकत देते. 
२५ बल व प्रताप हींच तिची वत्लें आहेत, 
ती पुढील काळाविषयीं निश्चित राहते. 


। २६ तिच्या तोंडांतून सुझ्षतेंचे बोल निघतात, 


तिच्या जिव्हेच्या ठायीं देयेचें शिक्षण असतें. 

२७ ती आपल्या कुटुंबाच्या आचाररक्विंसकडे लक्ष देते, 
ती आळक्षी बसून अन्न खात नाहीं. 

२८ तिचीं मुळें उठून तिला धन्य म्हणतात, 
तिचा नवराहि उठून तिची प्रशंसा करून म्हणतोः 

२९ बहुत ल्ियांनीं सद्रुण दाखविले आहेत, . . 

- पण तूं त्या सवाहून वरचढ आहेस. 

३० सौंदर्य भुलबिणारें आहें व॑ लावण्य व्यर्थ आहे, 

परमेश्वराचे भय बाळगणाऱ्या ल्रीची प्रशंसा होते, 


ती. आपल्या हातच्या कमाईर्ने द्राक्षांचा मळा लाविते. | ३१ तिच्या हातांचें श्रमफल तिला लाभू द्या, 


७ ती बटहूप पह्यार्ने आपली कंबर बांधिते. 


तिच्या कृत्यांनी भर वेशींत तिची प्रशंसा होवो. 


टन 


करर, 


उपदेशक 


१ यस्दालेमांतील, राजा दावीदपुत्र, उपदेशक 


याचीं 
१ २ व्यर्थ .हो व्यर्थ ! असें उपदेशक म्हणतो. 
व्यर्थ हो व्यर्थ ! सवे कांहीं व्यर्थ. ३ या भूतलोवर 
मनुष्य जे सर्व परिश्रम करितो त्यांत. त्याला काय लाभ 
४ एक पिढी जाते व दुसरी बेते; एथ्वीच कायती सदा 
कायम राहते. ५ सूर्ये उद्य पावून अस्तास जातो 
आणि तेथून आपल्या उद्यस्थानाकढे धाव घेतो. 
६ वायु दक्षिण दिशेकडे वाहतो व उलटून उत्तर 
दिशेकडे वाहतो; तो एकसारखा घुमत जाऊन पुनःपुनः 
आपली फेरी करितो. ७ सवे नद्या सागराला . जाऊन 
मिळतात. तरी सागर भरून जात नाहीं; ज्या त्थलीं त्या 
जाऊन मिळतात तेथेंच. त्या पुनःपुनः . वाहत राहतात. 
८ सर्व कांही कष्टमय आहे; कोणालाहि त्याचें वर्णन 
करितां येत. नाहीं; ते पाहून डोळ्याची तृप्ति होत नाहीं, 
ऐकून कानाचे समाधान होत नाहीं. ९ .एकदा होऊन 
गेळें तेंच होणार; करण्यांत आलें तेंच करण्यांत येणार; 
भूतलोवर नवे म्हणून कांहींच. नाही; १० हे पाहा, 
कांहीं नवीन. आहे, असें. एकाद्या गोष्टीविषयी कोणी 
म्हटल्यास ती आपल्यापूर्वी युगांतरी होऊन गेलेली 
असते. ११ भागल्यांचें स्मरण राहिलें नाहीं; पुढें जे 
होतील त्यांचेंहि स्मरण त्यांच्या पुढल्यांस राहणार नाहीं. 

१२ मी, उपदेशक, यरुडलेमांत इस्राएलांचा राजा 
होतों. १३ ह्या भूतलौवर जे कांहीं व्यापार चालले 
असतात त्यांचा नीट शोध कशन ज्ञानाच्या योगाने 
त्यांचें रहस्य पाहण्याकडे मीं आपलें चित्त लाविलें. देवाने 
मलुष्यांच्या मागे बिकट कष्ट लावून दिले आहेत. 
१४ ह्या भूतलावर जीं कांहीं कामे चालत असतात तीं 


१ अथवा : संशयवादी. 


२ मुळांत : सूर्याखालती. 





च्ञ्प्डे 


मीं प्राहिलीं; तों पाहा, हा सवे व्यर्थ, वायफळ उद्योग होय. 


“१५ जें: वाकडे. आहे तें सरळ होत नाहीं; जें उणे 


आहे. तें जमेस धरितां येत नाहीं. १६ मी. आपल्या 
मनाशी म्हणालो, माझ्यापूवी जितके राजे यरुदाळेमावर 
होऊन गेले तितकयांहून अधिक ज्ञान मीं प्राप्त करून 
घेतळें आहे; ज्ञान व विद्या यांची पूर्ण प्रतीति माझ्या 
मनाला घडली आहे. १७ ज्ञान काय आणि वेडेपण व 
मूर्खपण: हीं काय हें. जाणण्याक्डे मी आपळें वित्त 
लाविलें, . तों मला: असें दिसून आलें कीं हाहि वायफळ 
उद्योग. होय... १८ कारण जेथें ज्ञान फार तेथें खेदहि 
फार; ज्याला विद्या अधिक त्याला दु:खहि अधिक. 
१ मग मीं आपल्या मनांत म्हटलें, चल, 

२ इस्यविन्सेदाने मी तुठा अजमावून पाहतों; तर 

आतां तूं -सुख भोगून घे; पण. हेंहि व्यर्थ. २ मी 
हास्यास'. म्हटलें, तूं वेडे आहेस; मी विनोदास म्हटलें, . 
तुजपासून काय. लाभ? ३ भानवपुत्रांनी आपल्या 
साऱ्या आयुष्यांत ह्या भूतलांवर काय केलें असतां त्यांचें 
'हित होईल याचा निर्णेय . समजावा म्हणूंन विवेकाने 
माश्या मनाचे संयमन . करून द्राक्षारसानें. माझ्या. 
शरीराची चैन कशी होईल आणि मूखेपणाच्या -आचारांचें 
अवटंबन क्रसें करितां येईल याचा मी. आपल्या मनाशी 
शोध केला. ४ मी मोठमोठी कामे हाती घेतली, 
आपल्यासाठी घरेंदारें बांधिली, द्राक्षीचे मळे लाविले; 
५ मी आपल्यासाठी बागा व त्यांत हरतऱ्हेचीं फळझार्डे 
लावविलो; ६ वृक्षांची लागवड केलेल्या वनास पाण्याचा' 
पुरवठा करावा म्हणून मीं तलाव करविले; ७ मीं दास- 
दासी खरेदी केल्या; माझ्या धरांत जन्मलेले दास माझे 
झाले होते; खिल्लारे व कळप. यांचें मोठें धन मजजवळ. 
होतें, तेवढें माझ्यापूर्वी यरशलेमांत कोणाजवळ नव्हतें. 


_ २ मुळांत : सूर्याखालती 


 अ० २८-दे७ 





८ मीं सोन्यारुप्याचा आणि राजांजवळ . 


देशोदेशींच्या बहुमूल्य पदार्थाचा संचय केला; स्वत: 


साठीं गाणारे व गाणारणी मिळविल्या आणि मानवपुत्रोसं 
रंजकिण्वत्या अशा इहुत उपल्िया मीं ठेविल्या. ५ असा 
मी थोर झालों; 'माझ्यापूर्वी यरदाठेमांत जे होऊन गेले 


- त्यांच्यापेक्षा मी.थोर झालों तरी. माझा: बिवेके* क्रायर्म - 
*__ होता. .१०. माझे नेत्र ज्याची म्हणून वांच्छा करीते मी 


त्यांच्यापासून वेगळें केलें नांही; मीं-कोणत्याहि आलेंदाच्या 
निषयापासून आपलें . मन आवरिले नाही; 

ह्या सवे. खटांटोपाचा माझ्या मनास आल्हाद होत असे; 
ह्या सद खटाटोपापासून माझ्या वांठ्यास एवढेंच. आलें. 
११ मग मीं आपल्या हातानें . केलेलीं सर्वे. कामे आणि. 
परिश्रम ह्यांचे निरीक्षण केलें; तों पाहा, सर्वे काहीं व्यर्थ-व 
वायफळ. उद्योग होय; भूतलावर हित असें कशीतच नादीं. 
.:5१२ मंग पाहा, ' ज्ञान, वेडेपण व मूखेपणः यांकडे 
मीं लक्ष. पुरत्रिळे; :कारण . राजाच्या मागून येणाऱ्या 
पुरुषाच्या . हातून काय होणार? आजवर लोक जें 
करीत आले तेंच तो करणार; १३ मगं माझ्या नजरेस 
आलें की अंधकारापेक्षा प्रकाश जसा 'श्रेष्ठ तसें मूखेते- 


पेक्षां ज्ञान श्रेष्ठ. १४ श्ञान्याचे नेत्र त्याच्या मस्तकांत. 


असतात; आणि मूख अंघकारांत-: चालतो; असें. :असून 
सर्वांची गति एकच आहे. असें माझ्या लक्षांत आलें. 
१५७ मग मी आपल्या मनांत . म्हटलें, मूखोची जीं 


गति. तोच - माझी, . तर मी. एवडा ज्ञानी. झालो तरी 


कशाला १६ मीं आपल्या: मनांत म्हटलें, . हेंहि व्यर्थच ! 
१६ मूखीप्रमार्णेच. ज्ञान्याची आठवण सदा राहणार नाहीं, 
कारण ' पुढें येणाऱ्या काळीं सर्वांचें विस्मरण होणार आहे. 
तर पाहा, ज्ञानी कसा मरण: पावतो तर मूखीप्रमार्णेच ! 
१७ यावरून जीविताचा मला वीट आला; कारण ह्या 
भूतलावर जे कांहीं मानवी व्यवहार होतात ते मळा अनुचित 
वाटले; एकूण सर्वे कांहीं व्यर्थ व वायफळ उद्योग आहे. 
१८ माझ्या सवे श्रमांचे फळ माझ्या मागून येणाऱ्याला 
ठेवून : मळा. जावें. लागणार आहे, हें लक्षांत येऊन 
मीं या. भूतलावर जे कांहीं परिश्रम केले त्या सगळ्यांचा 
मला वीट आला. १९ तो सुज्ञ निघेल कीं मूर्ख निघेल 








हे. कोणास ठाऊक? तरी, जें कांहीं मीं परिश्रम करून 


श. शहाणपण खर्चून ह्या भूतलावर संपादिळें आहे 


त्यावर तो ताबा चालविणार; हेहि व्यर्थच ! २० यास्तव 
ह्या भूतलावर जे कांहीं परिश्रम मी करीत होतों ते मीं सोडून 
दिले; आणि माझे मन हतादा झालं. २१ कोणीं सुज्ृता, 


; ज्ञान व चतुराई यांनीं “परिश्रम 'करून कांहीं संपादावें, 


आणि त्यासाठीं ज्यानें परिश्रम केले नाहींत त्याच्या 
वांठ्यास तें. ठेवून सोडून जावें; हेंहि व्यर्थ व मोठें 
अनिष्ट होय. २२ मनुष्य जे कांहीं परिश्रम करितो व 
आपलां जीव 'उलथाषांलथा करून या भूतलावर खटा- 
टोप करितो त्याचा त्यांला काय लाभ १ २३ त्याचे सर्व 
दिवस दुःखंमय असतात; त्याची दगदग कष्टमय असते; 
रात्रींहि त्याच्या मनास चेन नसर्ते; हेंहि व्यर्थच ! 

२४ मनुध्यानें खार्वे,: प्यावे व श्रम करून आपल्या 
जिवास सुख द्यावें. यापेक्षां त्याला कांहींहि इष्ट नाहीं; 


- हेंहि देवाच्या हातून मिळते असें माझ्या ध्यानांत आलें. 


२५ कॉरण त्याच्या प्रसादावांचून खाणेपिणे बव सुख 


। भोगणे .ही. कोणास प्राप्त होणार £ २६ जो. देवाच्या 


दृष्टीनें चांसछा त्यास तो बुद्धि, ज्ञान' व घुख हीं देतो; 
घन मिळवून सांठविण्याचे कष्ट देव पाप्यावर लादितो, 
अशासाठी कीं देवाच्या दृष्टीनें जो चांगला. त्यास तें 
द्यावें; हाहि व्यर्थ व वायफळ उद्योग होय. 
१ खर्वांचा कांहीं उचित काळ म्हणून असतो; 
छे भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो. २.जन्म- 
समय व सत्युसमय, रोपण्याचा समय व रोपलेंळें 
उपटण्याचा संमय असतो; ३ वधण्याचा समय व बर्रे 
करण्याचा समय, मोडून टाकण्याचा समय व बांधून 
काढण्याचा समय असतो; ४ रडण्याचा समय व 
इसण्याचा समय, शोध करण्याचा समय व नृत्य करण्याचा 
समय असतो; ५ धोंडे फेकून देण्याचा समय व घोंडे 
गोळा करण्याचा समय, आलिंगन देण्याचा समय व 
आलिंगन देण्याचें आंवरून धरण्याचा समय असतो; 
६ शोधण्याचा समय व गमावण्याचा समय, राखून 
ठेवण्याचा समय व॒ टाकून देण्याचा समय असतो; 
७ फाडून टाकण्याचा समय व॒श्विवण्याचा समय, मौन 


७१४. 


उपदेशक 


अ० ३५७-४४१२ 





'थरण्याचा समय व बोलण्याचा समय असतो; ८ प्रेम 
करण्याचा. समय व द्वेष करण्याचा समय, युद्ध करण्याचा 
समय व सख्य:क्रण्श्वाज्ञा सम्नर्‍य असतो. ९ मनुष्य ज्या- 
साठी कष्ट करितो त्यांत त्याला काय लाभ ६९ १० मानव- 
जातीस जे कष्ट देव भोगावयास लावीत असतो ते 
आं. पाहिळे आहेत. ११ आपआपल्या समयीं होणारी 
हरएक वस्तु त्यानें सुंदर बनविली आहे; त्यानें मनुष्याच्या 
मनांत अनंतकालाविषयींची कल्पना उत्पन्न केली आहे; 
न्तरी देवाचा . आदिपासून अंतापर्यैतचा - कार्यक्रम 
-मनुष्याका उमगत नाहीं. १२ मनुष्यांनीं आमरण सुखाने 
राहावे व हित साधावें यापरतें इष्ट त्यांस कांहीं नाहीं 
हे मला कळून आलें आहे. १३ तरी प्रत्येक मनुध्यानें 
खावे, प्यावे व आपला सर्व उद्योग करून सुख मिळवावे 
*हीहि देवाची देणगी आहे. १४ मला हें देखील समजून 
आलें कीं देव जें कांडी करितो ते सवेकाळ राहणार; 
'तें अधिक करितां येत नाहीं व उणें करितां येत नाहीं; 


'मसुष्यानें त्याचें भय धरावें म्हणून देव असा कम चाल- | 


बितो. १५ जें कांहीं होत आहे तें पूर्वीच होऊन चुकळें 
आहे; जॅ होणार आहे ते आधींच होऊन 
चुकले आहे; आणि देब गत. गोष्टी पुनः आपल्यापुढे 


१६ आणखी ह्या भूतलावर न्यायाचे . स्थान पाहावें 


-तर तेथें दुष्टता आहे; धर्माचें स्थान पाहावें तर तेथें 


दुराचार आहे. १७ मीं आपल्या मनांत म्हटलें, देव 
धार्मिकांचा आणि दुष्टांचा न्याय करील; कारण हरएक 
ओष्टीचा च हरएक कामाचा नेमिलेला समय . आहे. 
१८ मीं आपल्या मनांत म्हटलें, देव हें असें मानवपुत्रां- 
'करितां करितो, तें ह्या हेतूने की. त्यांला कसोटीस लावावें 
आणि आपण केवळ पश्ठु आहों हॅ त्यांस कळून यावें. 
१९ मानवपुत्रांवर प्रसंग येतात तसेच पद्मंवरहि येतात; 
-दोघांवरहि एकच प्रसंग येतो; ह्या मरतो तसाच तोहि 
-मरतो; त्या सर्वीचा प्राण सारखाच आहे; परपेक्षां 
-मनुष्य कांहीं श्रेष्ट नाही; कारण सर्वे कांहीं व्यर्थ आहे! 
२० सवे एकाच स्थानीं जातात; सर्वांची उत्पत्ति माती- 
यासून आहे व सर्वे पुनः मातीस मिळतात. २१ मानव- 


४७१५ 


। जातीचा प्राण बर जातो आणि पश्ुजातीचा प्राण खालीं 
| जमिनींत जातो कीं काय हें कोणास ठाऊक? २२ ह्यावरून 


मीं असा विचार केला कीं मनुष्याने. आपले व्यवसाय 
करून सुख मिळवावे, यापरते इष्ट त्याला कांही नाहीं. 
त्याच्या वांठ्यास एवढेंच आहे; त्याच्या मागें जें कांहीं 
होणार तें त्यानें पाहावें म्हणून त्याला परत कोण आणील 
१ मग ह्या मूतलावर चालू असलेल्या सवे 
९७ जल्मांचें मी फिरून. पर्याल्रेचन केळे; तों पाहा, 
गांजठेल्यांचे भश्चु गळत आहेत, पण त्यांचें सांत्वन 
करणारा कोणी नाहीं; त्यांजवर जुलूम करणाऱ्यांच्या 
ठायी बळ आहे, पण गांजलेल्यांचें सांत्वन करणारा 
कोणी नाहॉ; २ म्हणून जे जीवंत जन अद्यापि हयात 
आहेत त्यांपेक्षां जे ग्तजन मरून गेळे आहेत त्यांस 
मीं बरें म्हटलें. ३ जो अजून उत्पन्न झाला नाहीं, ज्यानें 
ह्या भूतलावर घडणारीं दुष्कने पाहिली नाहींत, त्याची 
दशा ह्या दोषांपेक्षांहि बरी. 

४ मगर मीं सवे उद्योग व कारागिरी हीं पाहिली 
हीं सर्व चढाओढीमुळें होतात; हाहि व्यर्थ ध वायफळ 
उद्योग होय. ५ मूर्ख हात. पांघरून बसतो व आपेल्याच 
देहाचा नाश करून घेतो. ६ कष्टाने व वायफळ 
उद्योगाने भरलेल्या दोन मुठींपेक्षां शांतीने भरलेली 
एक मूठ पुरवली. 

- ७ मग मी फिरून भूतलाबरील व्यर्थ गोष्टी पाहिल्या. 
८. कोणी : एकटाच असून त्याला दुसरा कोणी नाहीं; 
त्याठा पुश्न किंबा बंधु नाहीं; तरी त्याच्या कष्टाला अंत 
नाही, व घनानें त्याच्या नेत्रांची तृप्ति होत नाहीं. तो 
म्हणतो मी हे श्रम करितों व माझ्या जिवाचे सुख 
दबडितों, हें कोणासाठी १ हेंहि व्यर्थ, कष्टमग छोय. 
९ एकट्यापेक्षां दोघे बरे; कारण त्यांच्या श्रपांचें 
त्यांना चांगळें फळ प्राप्त होते. १० त्यांतला एक 
पडला तर त्याचा सोबती त्याला. हांत देईल; पण ज्ञो 
एकटा असून पडतो त्याला हात देण्यास कोणी नसते; 
त्याची दुर्दशा होते. १9 दोघे एकत्र निजले तर त्यांस 
उब. येते; ' एकव्याला ऊब -कल्षी येईल १ १२ जो 
१ मुळांत ः आपळेंमांस खातो... 





भ०.४५१२-५!२० 





: प्रतिकार . दोघांला करितां येईल;.. तीनपदरी 
“१३. अधिकाधिक बोध प्रहण करण्याचें 
अशा वृद्ध पण मूढ राजापेक्षा  मरीब 
तरुग बरा. १४ कारण हा काराग्रहांतून निघून राजा 
झाला; . पण तो आपल्या 'राज्यांत अरी जन्मला तरी 


रा 
नहि 


कज 
बड 


र 
र्क 


१118 


डै 


- 
री 
नक 
त्र 
शर्भ ह ४. 








| वाढली म्हणजे तिचा 





पाहिळें तर त्यामुळे चकित होऊं नको; कारण 
वरिष्ट माणसावर त्याच्याहूनहि वरिष्ठांची नजर असते 
आणि त्यांच्यावरहि कोणी. वरिष्ट असतो. ९ शेतींत 
मन घालणारा राजा देशाच्या कल्याणास सर्वस्वी 
कारण होतो. 

१० ज्याला पैसा प्रिय वाटतो त्याची पैद्वाने तृप्ति 
होत नाहीं; जो बिपुळ धनाचा लोम धरितो त्याला 
काही. लाम घडत नाहीं; हेंहि व्यर्थ ! ११ संपत्ति 
उपभोग घेणारेहि वाढतात; 
डोळ्यांनी पाहण्यापलीकडे तिचा मालकाला काय लाभ 
होतो £ १२ कष्ट करणारा थोडें खावो कीं फार खादो, 
त्याची निद्रा.गोड . असते; पण. घनिक्राची धनाढ्यता 


- | त्याला झोप येऊं देत नाहीं. 


“4३ धनिक धन राखून ठेवितो तें त्याच्या हानींला 
कारण होतें; हें एक मोठें अनिष्ट भूतलावर माझ्या 
दृष्टीस पडलें आहे; १४ त्याचें ते. धन एकाद्या अनिष्ट 


; | प्रसंगामुळे बिल्यास जातें; आणि त्याला पुत्र झाला 


असतां त्याच्या हातीं कांहीं येत नाही. १५ तो मातेच्या 
उद्रांतून निघाला तर्सीच. नभ परत जाहेल, आपल्या 
श्रमाचे कांहींहि : फळे!: आपंत्यांबरोबर घेऊंन जोणार 
नाहीं. १६ तो जसा आला तसाच सर्वतोपरी परत 
जाईल, : हेंहि एकःःभोठें अनिष्ट आहे; ' त्याने वोगफळ 


' उद्योग केला 3त्याचा < त्याला 'काय : लाभ? १७ तो सर्च 
'सेम ब संताझ्हीँ होता  . "10! 


:- १८ मला' जें बरें व मनोरम दिसून आलें तें हे: 


मनुष्यानें खार्वे, प्यावे व ह्या भूतलावर जे श्रम तो 


करितो. त्या: सर्वात देवाने त्यास दिलेल्या. आयुष्यभर 
सुखे भोगावे; . कारण एवढेंच त्याच्या बांठ्यास आहे. 


*१९ .'कोणास : देवाने. धनसंपत्ति दिली 'भंसेले, ' तिचा 


उपभोग घेण्याची, आपला वांटा उचलण्याची व परि- 


ू | श्रम करितांना आनंदः पावण्याची शक्ति. 'दिली असेल, 


तर ही देवाची देणगीच समजावी. २० त्याला आपल्या 


आहे, | आंबुष्याच्या दिवसांची. फारशी चिंता वाटणार नाहीं; 


देब त्याच्या मनाच्या आनंदासं अनुकूल असतो. 


€ 
€ 


-- मीं भूतलावर एक अनिष्ट पाहिले; तें 
६ मध्यावर मोग्या बोजांतारखें असतें. २ तें हे: कोणा 
: > ' मनुष्यास देव धनसंपत्ति व प्रतिष्ठा हीं एवढी देतो 
कीं त्याला सगळें कांहीं मनसोक्त मिळतें, कांहीं कमी पड़त 
नाहीं; तरी देव त्याला ते भोगू देत नाही, तें परकाच 
भोगितो; हेहि व्यर्थ व एक मोठी विकृतिच होय. 
३ कोणा मनुष्यास शंभर मुळें झालीं व तो बहुत वर्षे 
जगला, त्याच्या आयुष्याची वर्षेसंख्या मोठी अंसली, 
त्तरी त्याचा जीव सुखप्राप्तीनें समाधान पावला नाहीं. 


त्याचें उत्तरकार्य झाळें नाहीं, तर अक्ञा मनुष्यापेक्षा 


खृतंपिंड पुरवला, असें मी म्हणतो; ४ कारण तो 
झन्यावस्येंत येतो व॒ अंधकारांत नाहींसा होतो; 
त्याचें नांव अंधकारातें व्याप्त राहतें; ५ त्याप्रमाणेच 
सूर्ये त्याला . दिसला नाहीं कीं कळला नाहीं; म्हणून 
झाला त्या-दुसऱ्या मनुष्यापेक्षां अधिक शांति प्राप्त होते 
६ हजारांच्या दुप्पट वर्षे जगूनहि त्यानें कांहीं सुख 
भोगिळें नाहीं. तर त्यांत काय अर्थ £ सवे एकाच 
स्थानी जातात ना £ । 

७. मनुष्याचा सवे परिश्रम पोटासाठी आहे, 
त्याच्या जिवाची तृप्ति. म्हणून होत नाहीं. ८ मूर्खापेक्षां 
झहाण्याला काय अधिक लाम. होतो १ त्याप्रमाणेंच जो 
द्दीन असून लोकांत कसें वागावें हे जाणतो त्याला तरी 
काय लाभ ६ ९ मन इकडेतिकडे धावू देण्यापेक्षा तुझ्या 
दृष्टीसमोर असलेल्या गोष्टींत सुख मानणें बरें; हाहि व्यर्थ 
य.वायफळ उद्योग होय. भः 

१० जें कांहीं झालें आहे त्याला पूर्वीच नांव दिलें 
होतें; मनुष्याचें काय होणार हेंहि पूर्वीच माहीत असतें. 
स्याजहून जो समर्थ त्याच्याशीं त्याला झगडतां . येणार 
नाहीं. ११ व्यर्थतेची वृद्धि करणाऱ्या अझा बहुत गोष्टी 
आहेत; त्यांपासून मनुष्याला काय लाभ ६ १२ मनुष्य 
आपल्या निरर्थक आयुष्याचे छायारूप. दिवस धालवितो. 
त्यांत त्याला काय लाभ होतो ते. कोणास ठाऊक 
मनुष्याच्या पश्चात्‌ भूतलावर काय होईल हें त्याला 
कोणाच्यानें सांगवेल £ 

१ सुवासिक आत्तरापेक्षां नांवलळौकिक बरा 
७ जन्मदिलापेक्षां मृत्युदिन बरा. २ भोजनोत्सवग्रहीं 
जाण्यापेक्षा शोकग्रहीं जाणें बरे; कारण प्रत्येक 


अ ६५१--७१८ 





मनुष्याचा शेवट हाच आहे; जीवंताच्या मनांत ही 
गोष्ट बिंबून राहील: ३ हसण्यापेक्षां खेद करणें बरें 
मुद्रा खिन्न असल्यानें मन सुधारते. ४ शाहाण्यांचें चत 


५. मूखीचें गायन ऐकण्यापेक्षां शेह्माण्याची निषेधवाणी 
ऐकर्णे बरे. ६ कारण मूंखोचें हास्य हांब्याखालीं 
जळणाऱ्या कोठ्याकुट्यांच्या ' कडकंडण्यासारखे असतें; 
हेहि व्यर्थ होय. ७ जुळूम केल्याने शह्मणा वेडा बनतो; 
>>> एकाद्या गोष्टीच्या आरंभापेक्षां तिचा शेवट बरा; 
उन्मंत्त मनाच्या इसमापेक्षां सहनशील मनाचा इसम बेरा. 
९.मन उतावळे. होऊं देऊन . रागावू. नको; कारण राग 
मूर्खाच्या. .हृदयांत वसतो. १०. सांप्रतच्यापेक्षा पूर्वीचे 
दिवस बरे होत्रे, हें कां? असें म्हणूं. नको; हें तुझें 
विचारणें शद्ाणपणाचें नव्हे. . 

११ वतनाबरोबर शहाणपण असल्यास बरें; भूतलावर 
जन्म पावेलेल्यांस. ते .विज्षेष हिताचद्द आहे. १२ ज्ञान 
आश्रय देणारे. आहे. व. पैसाहि आश्रय देणारा आहे; तरी 
ज्ञानापासून असा लाभ होतो कीं. ज्याच्यापा्शी शहाणपण 
असतें त्याच्या जीविताचें तें रक्षण करिते. १ चे लाली 
करंणी पाहां, त्यानें जें वांकडे केलें आहे तें 
सरळ करवेल १ १४ संपत्काली आनंद कर; बिपत्कालीं 
विवेकार्ने वाग; कारण मलुष्याच्या मार्गे काय. होईल 
हे. त्यास कळूं नये म्हणून देवाने सुखदुःखे. शेजारीं 
शेजारीं ठेविलीं आहेत. 

१५ एकादा धार्मिक मनुष्य धर्माचरण करीत 
असतो तरो तो नष्ट होतो; आणि एकादा दुष्ट 
मनुष्य अधर्माच ण करीत असतांहि दीर्घायु होतो. 
हे सवव मीं आपल्या व्यर्थ गेलेल्या दिवसांत पाहिलें 
आहे. १६ फाजील धार्मिक होऊं नको; मर्यादेबाहेर 
शहाणपणा मिरवू नको; तूं आपला नादा कां करून 
घ्यावा £ १७ दुष्टतेचा अतिरेक करूं नको; मूर्ख होऊं 
नको; तू अकालीं कां मरावें ९ १८ याला तूं धरून 
राहादे, आणि त्यापासून तूं आपला होत मागें घेऊं 
नये हें बरें; कारण जो देवाचें भय धरितोतोर्‍या 

१ मुळांत: सूयदशेन घडलेल्यांस. 





७११५७ 


भ« ७१८-८११३ 


उपदेशक 





सर्वातून पार पडेल. 

१९ नगरांतल्या दहा अधिपतींपेक्षां अधिक चांगलें 
रक्षण शहाणपण झहाण्याचें करिते. २० सदाचारानें वाग- 
णारा व पाप न करणारा असा धार्मिक पुरुष पृथ्वीवर 
आढळणार नाहीं. २१ बोललेल्या सवे. शब्दांकडे 
लक्ष देऊं नको, देशील तर कदाचित तूं. आपल्या 
चाकराला. तुला दिव्याद्याप देतांना ऐकक्षील; ९२ कारण 
तूंहि इतरांस वारंवार शिव्याद्याप दिळे हें तुझ्या 
मनास ठाऊक आहे. 

२३ मीं ह्या सवे गोष्टी विवेकाने . अजमावून 
पाहिल्या. आहेत; आपण . ज्ञानसंपन्न व्हादें असें मला 
वाटलें, पण तें मजपासून दूरच राहिले. २४ जें आहे तें 
दुर्‌ व अत्यंत गूढ आहे; त्याचा थांग कोणास लागणार १ 
२५ ज्ञान व विवेक हीं समजून घेऊन त्यांचें रहस्य 
जाणावें व त्यांचा शोध ठावावा, आणि दुष्टता केवळ 
मूर्खत्व आहे व मूखखेत्व केवळ वेडगळपणा आहे, हें 
समजावें म्हणून मीं फिरून आपटे विस ह्या गोष्टींकडे 
लाविले. २६ मला मृत्यूहनाहे  दुःखदायी अशी 
एक वस्तु आढळली, ती पाहरूप झालेली ल्ली होय: 
तिचें हृदय केवळ पारच्याचें जाळें आहे; तिचे हात 
शंखला आहेत; जो पुरुष देवाला प्रिय असतो तोच 
तिच्या हातून सुटतो; पापी तिच्या तावडींत सांपडतो. 


२७ उपदेशक म्हणतो, हिशोब पाहावा म्हणून. एकंदर 


गोळाबेरीज करितां मठा आढळून आलें तें हे; २८ पण 
मी आजवर घेडाळीत आहें तरी मला आढळलें नाहीं तें 
हः हजारांत एक पुरुष मला आढळला, पण तेवढ्या 
श्रियांत .मला एकहि स्री आढळली नाहीं. २९ पाहा, 
एवढेंच मला आढळळें कीं देवार्ने मनुष्य सरळ असा 
उत्पन्न केला आहे, पण तो अनेक कल्पनांच्या मागें 
लागला आहे. 
१ ज्ञानी पुरुषासमान कोण आहे? कोणत्याहि 
€ गोष्टींचा . उलगडा करण्याचें कोणाला समजतें १ ज्ञान 
मनुष्याचें मुख तेजस्वी करिते; तेणेंकरून त्याच्या 


मुखाचा उद्धटपणा पालटतो. २ मी म्हणतों कीं राजाची 


१ अथवा: संरयवादी 


आज्ञा पाळ; तूं देवाची शपथ घेतली आहे म्हणून ती 
पाळ. ३ त्याला सोडून जाण्याची घाई करूं नको; दुष्ट 
मसलतींत शिरू नको; कारण त्याला. आवडेल तें तो 
करितो. ४ राजाचा शब्द तर प्रबळ असतो; तं हें 
काय करितोस, असें त्याला कोण म्हणेल? ५ जो आज्ञा 
पाळितो तो अनिष्ट. पाहणार नाहीं; नेमिलेला काळ 
ब. न्यायसमय हे. ज्ञान्याच्या मनाला अवगत होतील; 
६ प्रत्येक गोष्टीला _ नेमिळेलळा काळ व न्यायसमय 
असतो, कारण मनुष्याची दुर्दद्या मनस्वी असते; 
७. पुढे काय होणार हें त्याला ठाऊक नसतें; कर्से 
काय होणार हें त्याला कोण सांगेल १ ८ प्राणावर कोणा. 
मनुष्याची अश्ञी सत्ता नसते कीं तो त्याला जाऊं देणार 
नाहीं; मरणदिवस कोणाच्या स्वाधीन नाहीं; हा संग्राम 
कोणाला सुटणार नाहीं. दुष्कर्म आपल्या मालकाचा 
बचाव करीत नाहीं. ९ हें सर्व मीं पाहिलें आहे; 
भूतलावर चालू असलेल्या सव छृत्यांकडे मीं आपलें 
वित्त लाविलें आहे; एक मनुष्य दुसर्‍यावर सत्ता 
चालवून त्याचें नुकसान करितो. 

. १० त्या वेळीं माझ्या नजरेस असें आलेंकी 
दुष्टांला मूठमाती मिळून ते विराम पावतात. 
धमोने वागणाऱ्यांस पवित्रस्थान सोडून जावें लागतें 
आणि नगरांतील लोक त्यांस बिसरून जातात; हेंदि 
व्यर्थ. ११ दुष्कमाबद्दद शिक्षा तत्काळ होत नाहीं 
म्हणून मानवपुत्रांचें मन दुष्कर्म करण्याकडे प्रवृत्त 
होते. १२ पापी शंभरदा पाप करून पुष्कळ दिवस 
वांचला तरी माझी खात्री आहे कीं देवाचें भय 
बाळगणारे जे त्यास भिऊन वागतात त्यांचें कल्याणच 
होईल; १३ पण दुश्ाचें कल्याण होणार नाही, व 
त्याचें छायारूप आयुष्य दीघे असणार नाहीं; कारण 
तो देवाला भिऊन वागत नाहीं । 

१४ पृथ्वीवर आणखी एक व्यर्थ गोष्ट घडते: असे कांहीं 
धार्मिक लोक असतात कीं दुष्टांच्या करणीमुळें त्यांची 
जी स्थिति व्हावी ती यांची होते; आणि असे 
कांहीं दुर्जन असतात कीं धार्मिकांच्या करणीसुळें 
त्यांची जी स्थिति व्हावी ती यांची होते; हेंहि व्यर्थ ! 


२१८ 


अ० ८:१४-२९४१८ 





असेंर्मी म्हटले.: 3५ मग मी हास्यविनोदाची . प्रशसा 
करून : म्हणालो; ह्या. भूतलावर मनुष्यानें खार्वे, प्यावे व 
जैन:करावी. यापेक्षां इष्ट त्याला कांहीं नाहीं; देवाने 
'त्याला-या भूतलावर जो आयुष्यकाळ दिला आहे त्यांत 
'अरम करीत असतां एवढेंच त्याच्याबरोबर राहणार. 

- १६ मग.ज्ञानाची ओळख करून घेण्याकडे व पृथ्वी- 
वर चाळू असलेला उद्योग पाहण्याकडे मीं आपटे वित्त 
लाविलें; कारण अहोरात्र ज्यांचा डोळ्यास डोळा लागत 
नाहीं असेहि लोक असतात. १७ मग मीं देवाच्या सवे 
करणीकडे लक्ष दिलें तों असें. दिसून आलें की भूतलावर 
जो कांहीं उद्योग चालला आहे. त्याचें तत्त्व मनुष्याला 
कळत नाहीं; शिवाय मनुष्याने परिश्रमे करून त्याचा 
शोध केला. तरी त्याचा थांग लगत . नाही; ज्ञानी 
पुढुष म्हणेल की. मी ते शोधून काढीन, तरं त्यालाहि 


*. . “त्यांचा थांग लागावयोचा नाहीं: १: ह्या संगळ्याचें ग 


र मनन मीं केलें आणि हे स्पष्टपणे समजण्याचा 
प्रयत्न केला; ते हे की धार्मिक वे. ज्ञानी आणि 


-त्यांची कृत्ये ही सवे देवाच्या स्वाधीन आहेत; आपण 


प्रेम करणार की वैर करणार हे. मनुध्यास कळत नाहीं 
हें सर्व कांहीं त्याला पुढें आप्त होणार असते: 


:. ' *२ जें ओहीं धेंडते ते स्वीस सारखेंचं घडते: धार्मिक व. 


'दुं्र, सात्विक, शुंद्द व अंशुंद्र, यज्ञ करेणारा व यज्ञ न 


करणारा श्या सर्वांची एकच गति होते; सात्त्विकाची व । अक 


'पाप्यांची, शपथ वार्हणाऱ्यांची, तज्ञींच शपथ वाहण्यास 
मिणाऱ्याची सारखीच दशा होते. ३ भूतलावर जें कांही 
धढतें त्य़ा सर्वांत हें एक अनिष्ट आहे कौ सर्वांची सार- 
'खीच गति होते; मानवपुत्रांच्या मनांत दुष्टता भरलेली 
असते, त्यांचें मन जन्मभर भ्रांतिमय. अस्ते, मग ते 
मेलेल्यांस. जाऊन मिळतात. ४ जो जीवसृष्टीशीं सिळून 
असतो त्याला आश्या असते, कारण मरत : सिंहापेक्षा 
जीवंत श्वान बरा. ५ आपणांस मरावयाचें आहे हें 
जीवंताला निदान कळत असतें; पण  मूतांस तर 
कांहींच कळत नाहीं; त्यांस आणखी कांहीं फलग्राप्त 
व्हावयाची नसते; त्यांचें स्मरण कोंणास राहत नाहीं. 
६ त्यांचें प्रेम, त्यांचें वैर व त्यांचा हेवादेवा 





नष्ट होऊन गेलीं आहेत; ह्या भतत्मवंरीले व्यवहारांत 
त्यांचा भाग कधींहि असणार नाहीं. क 


७: जा, तू. आनंदानें आपली माकर खो; हर्षभराने 
आषेल द्राक्षारस पी; कारण देवाचा तुझ्या कृत्यांवर प्रसाद 
झाला आहे. ८ तुझी व्ले सदा शुभ्र अंसोत; तुझ्या . 
डोक्याला तेलाची वाण नसो. ९ देवाने ह्या भूतलींवर 
मुझ््या व्यर्थ. आयुष्याचे जे दिवस नेमिले आहेत. ते 
तुझें. सवे व्यथे दिवस आपल्या प्रिय ल्रींबरोबर' सुखाने 


वर जे परिश्रम तूं करितोस त्यांचें हें फळ तुला 'आहे. 


"१० जे कांही काम तुझ्या हाती पडेळे तें आपे सगळें 


सामध्ये खचून कर; कारण ज्यां अधोलोकाकडे तूं जावं 
याचा ' आहेस तेथें . कांडी' उद्योग, युक्तिप्रयुक्ति, बुद्धि 
व॒ ज्ञान यांचें नांव नाहीं 


११ मी. परत येऊन भूतलावर आणखी पाहिलें तों 


'बेगवानांसच " शयेतींत यश व बीरांसंच . युद्धांत ब्रिजयश्री 


मिळते" असे नाही; झहाण्यांलाच अन्न ब समंजसांलाच 
धनं मिंळते-आणि ज्ञात्यॉवरच अनुग्रह होतो असें नांही. 


'तर सर्व ' कांलवंडा ब॑दैववदा आहेत. १९ कारण 


मनुष्याला... स्वतांवर _ येणारा, प्रसंग कळत. नाहीं 
अपायकारक जाळ्यांत सांपडणाऱ्या माशाप्रमाणे, पायांत 


१३. सी. भूतलावर पुढील प्रकारचें जान पाढिठें,. तें 
मला फार थोर भासले; ते. असें: 9४ एक लहानसे 
नगर होतें; त्यांत. थोडेच लोक . होते; त्यावर एका 
मोठ्या राजानें चढाई करून. त्यास वेढा दिला व त्याच्या- 
समोर मोठाले मोरचे -लाविले..१५. त्यांत एक गरीब पण 
बुद्धिमान मनुष्य होता; त्यानें आपल्या बुद्धिबलानें त्या 
नगराचा . बचाव केला; पण त्या गरीब मनुष्याचे 
स्म्रणहि कोणाला राहिलें नाहीं. १६ तेव्हां मी म्हणालो, 
बलाहून ज्ञान श्रेष्ठ खरे; तंथापि गरिबाची अकल लोक 
तुच्छ मानितात आणि त्याचे शब्द ऐकत नाहींत. 

: १७ मूर्खांच्या राजानें केलेल्या ओरडीपेक्षां शांतपणें 


हीं ) ऐकलेळे शहाण्यांचे शब्द बरे. १८ युद्धशत्रांपेक्षां ज्ञान 


७१९ 


अ० ९४१८-१२५१ 





आहे; एकटा पापी बहुत हिताची नासाडी 
६ ७ करितो. १ गंच्याच्या. तेलास, मरून.. पडलेल्या 
माशांमुळें दुर्गंधि येते व तें नासून जातें, तसा 
अल्पमात्र - मूर्खपणाचा पगडा अकळ व प्रतिष्ठा यांवर 
असतो. २. शहाण्याचें. मन उजवीकडे पण 'मूर्खाचें मन 
डावीकडे असतें. ३ मूर्ख आपल्या बुद्धीशीं फारकत. करून 


चारेचें चालला असतां तो ज्याला :त्याला म्हणतो, तं मूर्ख 


आहेस...४ तुजवर अधिप्रतीचा क्रोध झाला तर आपली 
जागा सोडूं नको, कारण शांतीने मोठमोठी .पापकर्मे 
ळतात. - 

__ ७५ भूतलावर मीं. एक अनिष्ट पाहिलें, तें .अधिप्रतीच्या 
चुक्रीने होतें असें मला दिसले; ६ तें हॅ कीं मूखेत्व अति 
श्रतिष्ठित.. स्थानीं स्थापीत ' होतें, आणि श्लीमंतांस नीच 
स्थानी बसावें लागते. ७ चाकर घोल्यांचर बसतांना व 
सरदार चाकराप्रमाणें जमिनीवर पार्यी चालतांना .मीं पाहिलें 


जो. खाडा खणितो तोच त्यांत पडतो; जो. कुंपण: 
तोडितो . त्यांठा सर्प डसतो. ..९ घोडे. फोडणोऱ्याळा: 


त्यांपासून इजा, होते; लाकडे तोडणारा - त्यामुळें .धोक्‍्यांत 


येतो. १० डोखंडी हत्यार बोथटळें व त्याला घार लाविली. 


नाहीं तर अधिक जोर लावावा लागतो. कार्यसिद्धीस ज्ञान 


उपयोगाचे. आहे. ११ सर्पावर मंत्रप्रयोग होण्यापूवी तो, 


डंसला तंर पुढें मांत्रिकांचा. कांहीं जपयोग्र नाही. 


१२ इाहाण्याच्या..तोंडचे शब्द. असतात 


थण मूर्खाचें तोंड त्यालाच ' ग्रासे. १२ त्याच्या तोंडच्या. 


झब्दांच्या आरंभीं मूर्खपणा. व. त्यांच्या भाषणाच्या अंतीं 
'अपायंकारक वेडेपणा असतो... १४ मूख फार वांचाळपणा 
करितो, परंतु पुढें काय होणारं हे मेनुष्याला ठांऊक नसतें 
त्यांच्यामागे “काय होणार हॅ त्याला-कोणाच्यानं सांगवेल £ 
१५ मूर्ख श्रभ करून करून थकतो, पण त्याला दाहराची 
वाट देखील -उमगत नसते. 

१६ हे देशा, तुझा राजा अल्पवयी असला व तुझे 
सरदार प्रातःकाळी उठून खातपीत बसळे. तर तुझी 
दुदेशा केवढी! १७ हे देशा, तुझा राजा कुलीन घरा- 
ण्यांतला असला. व तुझे.. सरदार . निद्योसाठीं नव्हे तर 
अलप्राप्तीसाठी योग्य वेळीं. भोजन करीत: असले तर तूं 
धन्य ! १८ आळ्सानें घराचें छप्पर खालीं येतें; हाताच्या 


सुस्तीनें धर गळते. १९ ख्यालीखुशालीसाठीं मेजवानी 
करितात; द्राक्षारस. जिवास उल्छास देतो; पैशाने सर्व कांहीं 
साध्य होतें; २० तूं आपल्या मनांतहि राजाला शाप देऊं 
नको; आपल्या निजावयाच्या खोलींत सुद्धां श्रीमंतास 
शिव्याशाप देऊं नको; कारण .अंतराळांतलें पांखरूं तुझे 
शब्द घेऊन. उडून जाईल; पक्षी तुझी गोष्ट प्रगट करील. 

१ आपलें अन्न जलाशयावर सोड; तें बहुत 
५ 3 दिवसांनीं तुझ्या हातीं येहेल. २ तूं. सातआठ 
र जणांस वांटा दे; कारण एथ्वीवर काय अनिष्ट 
प्रसंग येईल ते तुला ठाऊक नाहीं. २ मेघ जलपूर्ण 
झाळे म्हणजे ते एथ्वीवर रिचवतात; झाड दक्षिणेकडे 
पडी कीं उत्तरेकडे पंडो, तें पडेल त्याचं ठिकाणीं. राहणार. 
४ जो. वारा पाहत राहतो तो पेरणी करणार नाहीं; 
जो मेघांचा रंग पाहत बसतो तो कापणी करणार नाहीं. 


.५-बाऱ्योची.:गति कक्षी असते, गर्भवती ख्रीच्या ग्भो- 


झयांत -हार्डे क्ली बनतात हें. तुला कळत नाहीं; तर्सेच 
सवे. कांहीं. घडविणार्‍या. देवाची कृति तुला कळत. नाहीं. 


.६ ,. सकाळीं आपलें बीं पेर, संध्याकाळींहि आपला हात 


झावरूं- नको; कारण: त्यांतून . कोणतें फळास * येईल, हें 
किंवा ते; अथवा दोन्ही मिळून चांगलीं . होतील, हें 
तुळा ठाऊक नसतें. ७ प्रकाश खरोखर. मनोहरु असतो; 


| सुर्यदशीन नेत्रांस .स्स्य असतें. .< . मनुष्य: कितीहि वर्षे 


उजगला तरी. तीं त्यानें आनंदानें घालवावी; अंधकाराचे 
दिवस . बहुत असणार . हें <तो मनांत वागवो; जें. प्रात 
होणार तें सर्व व्यर्थच आहे | 
९ हे तरुणा, आपल्या तारुण्यांत आनंद कर; तुझ्या 
तारुण्याच्या दिवसांत तुझें हृदय़ तुला उल्लास.देवो; तूं 
मनास वाटेल त्या मार्गोने व नजरेस येईल तसा चाल 
पण ह्या सवौबद्दल देवं तुझा झोडा घेईल हें तुझ्या लक्षांत 
असूं दे. १० यास्तंव आपल्या मनांतून खेद दूर कर 
आणि आपला देह उपद्रवापासून राख; कारण तारुण्य 
व॒भरज्वानी हीं व्यर्थ आहेत. १ आपल्या 
चु - तारुण्याच्या दिवसांत आपल्या नि्मोणकर्त्यांला 
_ . स्मर; पाहा, अनिष्ट दिवस येत आहेत, आणि 
अशीं वर्षे जवळ येत आहेत कीं त्यांत मला कांदीं सुख 
१ अथघा; आत्म्याची 





३२०८ 


नाहीं अर्सेः र. म्दणशील; २ त्या समयीं सूर्य, प्रकाश, 


चंद्र ब. तारे अंधक होतील; आणि.,पावसानंतर अभ्रे | 


पुनः येतील. २३ त्या:काळीं घराचे रखवालदार कांपतील; 
बळकट पुरुष वांकंतील;. दळणाऱ्या थोड्या. उरल्यामुळें 
त्यांचें कास बंद पडेल; खिडक्यांतून पाहणाऱ्या अंध 
होतीठ. ४ जात्याचा आवाज मंद झाला म्हणजे बाहेरलीं 
दारें मिटतील; पक्ष्याच्या शब्दाने देखील त्याच्या निद्रेचा 
भंग होईल; सवे गायनस्वर॑ मंदावतील. ५ ते चढावाला 
मितील; रस्ता. धोक्यांनीं भरला आहे. असें त्यांस 
वाटेल; बदाम. फुलेल; टोळसुद्धां जड असा वाटेल; वासना 
निमेल; कारण मनुष्य आपल्या अनंतकालिक निजधामास 
चालला आहे, आणि ऊर बडवून रडणारे गढ्ल्या- 
गहधांतून फिरतील. ६ मग चांदीचा दोर तुटेल; सोन्याचा 
कटोरा फुटेल; झऱ्याजवबळचा घडा फुटेल; आडावरचचा 
रहाट मोडेल. ७ तेव्हां माती पूवेवत मातीस मिळेल; 
आणि देवाने दिलेला. आत्मा . त्याजकडे.. परत जाईल. 


१ मुळांत: गायनकन्या 


अ« १९:१-गीतरत्न १५६. 


'< व्यर्थ हो व्यर्थ ! उपदेशके म्हणतो; सवे कांही -व्यर्थ !. 

९ उपदेशक ज्ञानी असून तो लोकांला: ज्ञान श्रिक्र- 
वीत गेला; त्यानें विचार व शोध कलन कुःकळ 
बोधवचने रवलीं. १० सरळ * लिहिलेली सत्य 
व॒ मनोहर वचनें ओोघण्याचा उपदेकीकाने प्रयत्न 
केला आहे. 

११ ज्ञान्यांचीं वचनें पराण्यांसारखीं असतात; सभा- 
पतींचे बोळ घट्ट ठोकलेल्या खिळ्यांप्रमाणें असतात; 
एकाच मेंढपाळापासून तीं प्राप्त झालीं आहेत. १२ ह्या- 
खेरीज, माझ्या पुत्रा, असा बोध घे कीं. प्रंथरचनेला 
कांहीं. अंत .नाहीं; बहुत ग्रंथपठण देहास शिणवितें. 

१३ आतां सर्वे कांहीं तुम्ही ऐकले; सर्वाचे सार हें 
कीं देवाचें भय वर व त्याच्या आज्ञा पाळ; , मनुष्य- 
कर्तव्य कायते एवढंच आहे. १४ सगळ्या बऱ्यावाईट 
गुप्त गोष्टींचा न्याय कारितांना देव सगळ्या कृत्यांची 
झाडाझडती घेईल. 

* १ अथबा : संशयवादो 


गीतरत्न 


*०८७><&-&०- 


१ शालभोनाने रचलेले गीतरत्न. 


तुझ प्रेम द्राक्षारताहून अधिक वर्णू; 


२ तो मला मुखचुंबन देवो; त्या एकनिष्टपणें तुजवर भोति करीत आहेत. : 
तुझें प्रेम द्राक्षारसाहून - क त 
मधुर आहे. ५ यस्छालेमनिवासी कन्यांनो; 

३ तुझ्या सुवासिक अत्तराचा -चमघमाट सुटतो मी काळीसावळी पण सुरूम आहे. 

तुझें नांव सिंचन केलेळें सुगंधी अत्तरच होय; केदाराच्या तंबूसारखी. - 

म्हणूनच कुमारी तुजवर प्रेम करितात. ८ | शलमोनाच्या पडद्यांसारखी मी काळी आहें 
४ माझ्या चित्ताचें आकर्षण कर, : म्हणजे आम्ही | ६:मी काळीसावळी आहें हें मनांत 

तुझ्यामागून धावत येऊं 11: आणूं नका, 
राजाने मला अंतःपुरीं आणिलें आहे. कारण मी उन्हाने होरपळळें आहें. 
आम्ही तुझ्याठायीं आनंदोत्सव करू; - माझे सहोदर बंधु मजवर संत झाले; 
डं ऊर१ 


. .गीतरल 





_- ३१ आम्ही तुजसाठी चांदीच्या टिका.लाविठेळे 
सोन्याचे गोफ करू 


१२ राजा मेजाजवळ बसला असतां 
। माझ्या जटामोसीचा सुगंध परमॅरला. 
१२३ माझा तेढभ. माझ्या कुचद्रयामध्य ठेविलेल्या 
_ ....गंध्रसांच्या पुडीमरिखा मेला. आहे. 
झा. वदले मंठा एन-गंदी ग्रेथील 
- .दराक्षीच्या मळ्यांतील ; 
मेंदीच्या. पुष्पंगुच्छाप्रमार्णे. आहे 









._ तुझे नेत्र केपोतासारखे आहेत. 


व 


१: माझ्या वद्भा, .तूंच -सुर्ष . आहेस; .. तूंब मनोहर | 





 उरेर 


भ० १५६-२४१० 
त्यांनीं मठा द्राक्षीच्या मळ्यांची राखण १७ आमच्या. धराच्या तुळ्या गंधसरूच्या आहेत; - 
: करावयास ठेविलें; - . आमची तक्तपोली सुख्वी आहे... 
पण माझ्या स्वतांच्या मळ्याची राखण २ १ मी शारोनांचे वु आहें. 
मीं केली नाहीं. मी खोर्‍्यांतलें ळे आहें. 
७ माझ्या प्राणसल्या, मला सांग: २ कांटेरी झुडपांमध्यें जसें भुडेकमल 
तूं आपला कळप कोठें चारितोस £ तशी इतर बुवतींमध्यें माझी सखी आहे. 
' दुपारी तो कोठें बसवितोस ? 
तुझ्या सोबत्यांच्या कळपांजवळ ३ वनश्रक्षांमध्यें जसें सफरचंदार्चे झोड - 
मीं कां श्रमत राहावें: तसा तरुणांमध्ये माझा वदभ... .. 
,< हे परम सुंदर त्रिये, तुला हे. खाऊक नसेल त्याच्या छायेत बसून मला आनंद झाला; 
तर तूं त्य़ा झेरडामेंढरांच्या . पावलांमागें पाऊल | त्याचें फळ मुळा स्वादिष्ट लागलें. 
- टाकून जा । ४ त्यार्ने मला आपल्या पानगृहांत आणिले; 
मेंढपाळांच्या राहुठ्यांनजीक आपलीं करडे त्यानें मजवर प्रेमव्वजा फडकोविठी. 
. “चारीत राहा - ७ मनुकांची पोळी देऊंन माझ्या जिवाला आराम द्या. 
- '९ माश्या सखे, *. . सफरचंद खाऊन सला हुशारी येऊंद्या, 
__-मी. तुला फारोच्या रथाच्या. घोडीसारखें लेखितों. मी प्रेमज्वरानं पीडित झालं आहें 
१५. गोफांनी. तुझे गाल, ठे । ६ त्याचा डावो हात माझ्या डोक्याखाली आहे. 
रत्नहारांनीं तुझा कंठ सुरेख दिसत आहे. त्याचा उजवा हात मला आलिंगीतं आहे. 


७३ यरडाळेमाच्या कन्यांनो 
तुंम्दांस वनांतील मगींची, हारिणींची शपथ 
“., श्वालून सांगते 
माझ्या. प्रेंमानंदाला व्यत्यय आणु. नका, वित्र . 
आणूं नका. 
तो राहील तितकी वेळराह द्या... . 


, ८ हा माझ्या वल़भाचा. शब्द: 


वाहा . तो डोंगरावरून उेब्या टाकीत, टेकंदेयावख्स . 
दीडत येंत आहे त्त 


- - ८ माझा वदभ  हरिणांसोरिखा, : सुगीच्या पाडसा 
: ३५ मोझ्या संखे, तू संदर आहेस : अग, तूं सुंदर आहेत ! | व 


सारखा आहें 
वाहा, नो आमच्या भंतीमार्गे उभा आहे. 
तो ख्रिडकींतून डोकावीत आहे; ._ 
- तो झरोक्र्यांतून पाहत आहे. - - 


- | १० माझा वळूम मला म्हणाला, : - 


- माझे प्रिये, माझे सुंदरी, ऊठ, चल-. 


अ० १३११-६ः११ 





११ पाहा, हिंवाळा गेला आहे; 
पाऊस संपून गेला आहे; 
१२ प्रथ्वीवर फुलें दिसूं लागली आहेत; 
पक्षी गाऊं लागण्याचा समय आला आहे; 
आमच्या प्रांतांत होल्याचा शब्द ऐकूं येत आहे. 


: १३ अंजिराची हिऱरीं फळें लाठ होऊं लागलीं आहेत; 


द्राक्षींस फुलवरा येऊन सुगंध सुटला आहे; 
माझे प्रिये, माझे सुंदरी, ऊठ, चल ये. 


१४ अगे माझे कपोते, खडकाच्या कपारींत, कड्याच्या | 


अडोझास राहणाऱ्ये, 
मला तुझें मुख पाहूं दे, तुझा शब्द मला ऐकू दे; 
कारण तुझा कंठ मधुर आहे; तुझें मुख रम्य आहे. 
१५ द्राक्षींच्या मळ्यांची नासधूस करणाऱ्या खोकडांस, 
त्या लहान कोल्ह्यांस आम्हांसाठी धरा, 
कारण आमचे द्राक्षीचे मळे फुलले आहेत. 


१६ माझा वलूम माझा, व भी त्याची; 
तो.आपला कळप भुईकमळांत चारीत आहे. 
१७ शिळोप्याची वेळ, छाया. नाहीशी होण्याची वेळ, 
येईपर्यंत तूं फिरत राहा. 
माझ्या वल्लभा, हरिणाप्रमाणे, 
मृगीच्या पाडसाप्रमाणें, 
बियोगपर्वतांवर फीर. 


१ रावी शय्येवर पडलं असतां माझ्या प्राण- 
प्रियाच्या दर्शनाची उत्कंठा मला लागली; 
मी त्याला चोहोकडे पाहिलं; पण तो मला 
आढळला नाहीं. 
२ माझ्या मनांत आलं कीं आतां उठून 
शहरभर फिरावे, 
आपल्या प्राणप्रियाचा शोध पेठांतून 
व गल्ल्यांतून करावा; 
मीं त्याचा शोध केला पण तो मला आढळला नाहीं. 
३ नगरांत फिरणारे जागल्ये मला भेटले: 


श्रे 


११ सीयोननिवासी कन्यांनो, 





: सी त्यांस विचारिळें, माझा प्राणप्रिय तुम्हांस कोठें 
आढळला काय १ 
४ त्यांस सोहून मी अंमळ पुढें जातें. 
तों माझा प्राणप्रिय मला भेटला; 
मीं त्याला धरून ठेविले; 
मीं त्याला आपल्या मातृयहीं, 
आपल्या जननीच्या कोठडींत 
आणीपर्यंत सोडिले नाहीं. 
५ यस्ठाळेसांच्या कन्यांनो, 
तुम्हांस बनांतील मृगींची, हरिणींची शपथ 
घालून सांगते 
: माझ्या प्रेमानंदाला व्यत्यय आणूं नका 
विघ्न आणु नका, 
तो राहील तितका वेळ राहूं द्या. 


' ६ गंधरस व ऊद 


सौदागराकडील एकंदर सुवासिक दब्ये यांच्या 
सुगंधाने युक्त 
असें धुराच्या स्तंभांसारखें रानांतून हें येत आहे. 
तेंकाय£ 
७ पाहा, ती शलमोनाची पालखी येत आहे; 
तिच्याबरोवर साठ वीरपुरुष चालत आहेत; 
ते इद्लाएलाच्या वीरपुरुषांपँकीं आहेत. 
८ ते सर्व खड्डघारी व बुद्धप्रवीण आहेत; 
रात्रीच्या समयीं प्राप्त होणाऱ्या भयास्तव 
प्रत्येकाच्या कमरेस तरवार लटकत आहे. 
९ झलमोन राजानें आपणासाठी लबारनोंनी लाकडाची 
- एक पालखी करविली आहे. 


१० तिचे दांडे स्प्याचे आहेत; 


तिची पाठ सोन्याची आहे; तिची गादी जांभळ्या 
रंगाची आहे; 

तिचा अंतभाग गय्ररुडालेमाच्या कन्यांनीं प्रेमानं 
विभूषित केला आहे. 

बाहेर या, शलमोन 

राजास पाहा; 


अं० ३५११-४:१६ 





वाज विवाहदिवशीं, त्याच्या भनास उल्लास 
झाला त्या दिवशी 

त्याच्या मातेने त्यास . घातलेल्या मुकुठानें मंडित 
झालेला, असा हा पाहा... .: 


१ अहा ! तूं सुंदर .आहेस ! माझ्या सखे, तूं 
सुख्षप आहेस! .... 
तुह्या. बुरख्याच्या आंतून. तुझे नेत्र कपोतां- 
सारखे दिसतात: , 
तुझे केस गिलाद डोंगराच्या. उतरणीवर. बसलेल्या 
शेरडांच्या कळपासारखे दिसतात 
२ लोकर कातरून धुतलेल्या मेंढ्या 
जोडीजोडीरने येतात. ऱ 
त्यांतल्या कोणाचीहि जोडी फुटत नसते. 
. _. त्यांच्या. कळापासारखे तुझे दांत आहेत. 
कून्तुशे ओठ किरमिजी सूत्रासमाथ आहेत; 
-_. ... तुझें मुख रम्य आहे. 


त्यावर . सहस: ढाली. व - वीरांची . समळी.. कवचे 
लटकत. असतात. . 
५ भुईकमळांमध्ये. चरणाऱ्या हरिणीच्या जुळ्या . 
: 'पाडसांप्रमाणे,. तुझे कुचंहर्‍य आहे. क 
६ िळोप्याची::छाया नाहींशी. होण्याची 
वेळ येशेपयेत न > न 
मी गंधरसाच्या पर्वतावर,..:- . ,- . :- 
उद्धच्या -डेकडीवर जाळन राहीन. 
७ माझ्या प्रिये, तू सर्वांगसुंदर आहेस. 
तुत्यांत कांही व्यंग नाहीं. 


< अंगे माझ्या वधू! लवानोनावरून मनबरोबर, प 
लबानोनावरून मजबरोबर ये. लि 


अमानाच्या माथ्यावरून, 
सनीर व हर्मान यांच्या माथ्यांवरून 
सिंहांच्या गुह्तांतून, 
वित्त्यांच्या पहाडांवरून तू नजर फेक. 
& अगे माझे भगिनी, माझे वधू, 
तूं माझें मन मोहिले; 
तुझ्या नेत्रकटाक्षार्ने, 
तुह्या गळ्यांतल्या ठदह्वानशा हाराने 
माझे मन मोहिले. 

$० अगे माझे भगिनी, माझे वधू ! 
तुझें प्रेम किती मनोरम आहे! 

- - . तुझें प्रेम द्राक्षारसाहून किती. तरी मधुर आहे! 

_ तुझ्या उटण्यांचा वास सवे प्रकारच्या सुगंधी 
:._ देव्यांहून मधुर आहे! 

११ माजे वधू ! तुह्या ओठांतून. मधु. रवर्ते; . 
तुह्या जिन्हेखाठीं मधु व दुग्ध हीं आहेत; 
तुझ्या वस्नांचा सुवास लबानोनाच्या 

सुगंधासारिखा आहे. .. . . वा 
१२ भाझी भगिनी, माझी वधू, ही बंद असलेला बांग, 
बंद असलेला निझर, मोहरबंद कारंजे होय. 

१३ तुझ्या ठायीं सुंदर फळें देणारी डाळिंबाची वाटिका 

अंकुरित झाली आहे; र 
मेंदी व. जटामांसी, 

१४ जटामांसी व.केशर. र 
वेखंड व दालचिनी, उदाचीं सर्वे प्रकारचीं झाडे 
आणि ग्ंधरस व अगरू, तशींच. इतर सर्व. 

-- सुगंधी झाडे १ 
तुझ्याठायी आहेत. . 

१५ बागेंतरले कारंजे, 
जीवंत झऱ्याचा कूप, 
लबानोनाहून वाहून. येणारे जलप्रवाह 

अश्नी तू आहेस. 


१६ हे उत्तखायू , जागत हो; दक्षिणवायू., तंहि ये; 
माझ्या बागेवरून. वाहा, : तिचा. परिमळ फाकीव, 
र्ड 





गीतरतणे अ० ४:१६-५४१५ . 
माझा वल्लभ आपल्या बांगेंत येऊन मीं त्याला हाका मारिल्या पण त्यानें उत्तर 
आपल्या आवडीची फळें सेवन करो. दिलें नाहीं. 
७ नगरांत फिरणारे जागल्ये मला भेटले; . 
१ हे माझे भगिना, माझे वधू, मी आपल्या त्यांनीं मला मार देऊन घायाळ केलें; 
व्र बागेत आलों आहें. तटाच्या रखवालदारांनी माझा शात 
मी आपला गंघरस व सुगंधी दब्यें हिसकावून घेतला. अ 
जमा केलीं आहेत. ८ यरुालेमाच्या कन्यांनो, मी तुमहांस शपथ घाळून 
मीं आपलें मधूर्ने थबथबलेटें पोळें खाल्ले आहे; विमंतिकरितें कीं. . . 
मों दुग्ध व द्राक्षारस हीं सेविलीं आहेत. माझा वल्लभ . तुम्हांस आढळलां. तर त्याला सांगा, 
मित्रहो, खा, मला प्रेमज्वर लागला आहे. 
प्रियजनहो, या, मनमुराद प्या. र 
९ क्लियांतल्या परम सुंदरी, 
२ मी निद्रिस्त आहें, तरी माझें मन जागत आहे; तुझ्या वऴमांत इतरांहून अधिक तें काय आहे १ 
*.जऐैका'! माझा वाग्रभ दार ठोकीत आहे! तूं आम्हांस शपथ घालितेस तर . 


त्याचा शब्द माझ्या कानीं पडत आहे. 


* तो म्हणतो, माझे भगिनी, . भाझे'. प्रिये, माझे 


कपोते, माझे विमले 
मला दार उघड 
माझें डोकें दवाने थबथबर्ले आहे. 
*“.माझीं झुलपेंरात्रीच्या दहिंतरबिंदूनी 
भरून गेलीं आहेत. 
३ मीं. पेहराव उतरिला आहे, तो पुनः कसा लेऊं £ 
मीं पाय धुतळे आहेत, ते-पुनः कसे मळवूं १ 
४ माझ्या वढभानें झरोक्यांतून आपला हात 
आंत घातला, 
'तेव्दां माझें हृदय त्याच्यासाठी कळवळले, . 
५ मी आपल्या वल्लमास दार उघडण्यासाठी उठळें 
तेव्हां अगळीच्या मुठीवरील गंधरस 
माझ्या हातांस लागला, 
माझ्या बोटांवरून त्याचा द्रव थिबकला. 
६ मीं आपल्या वढ्भासाठीं दार उघडिलें, . .- 
आणि पाहते तों तो निघून गेला होता. 
तो बोलत होता तेव्हां माझा जीव 
ठिकाणावर नव्हता. 
मीं त्याचा शोध केला पण तो सांपडला नाहीं. 


तुझ्या वहृभांत इतरांहून भधिक तें काय आहे £ 


| १० माझा वल्लभ गोरापांन व लालबुंद आहे; 


तो लाखांत मोहरा आहे. 


११ त्याचें शिर बावनकशी सोन्यासारखे आहे. 


त्याची झुलपें कुरळ व: डोमकावळ्यासारखीं. काळीं 
कुळकुळीत आहेत. 
१२ त्याचे डोळे ओढ्यांच्या काठांवरील 
होल्यांसारखे आहेत; । - 
ते दुधांत डुंबत असून नीट जडछेळे आहेत. 
१३ त्याचे ग्राल सुगंघोत्पादक वनस्पतीचे ताटवे आहेत. 


खुवर्ण नलिकाच होत. 
त्याचें पोट नीलमणि जडलेल्या इस्तिदंतफलका 
सारखें आहे. 
१५ त्याचे पाय सुवणांच्या ... कोंदणांत . . बसविलेल्या 
संगमरवरी स्तंभांसारिसदे आहेत; . 
त्याचा बांधा. ळनानोनासारखा आहे; 
तो गंधसरूसारखा उमदा आहे; 


७२५ 


मर ५४१६-७:३ र गीतरत्न 





र ६ त्याची वाणी परम मधुर आहे; आपल्या जननीची लाडकी आहे; 
तो सवेस्वी मनोहर आहे. तिला पाहून कन्यांनीं धन्य म्हटलें, 
यस्छालेमाच्या कन्यांनो, राण्यांनीं व उपपत्नींनीं तिची प्ररासा केली. 
माझा वदभ, माझा सखा, असा आहे ! - ी 

र र १० ही प्रभातेसारखी आरक्त, 
१ स्त्रियांतल्या परम सुंदरी । चंद्रासारखी सुंदर, 
तुझा वकूम कोठें गेला १ सूर्यीसारखी निर्मळ, 
तुझा वदभ कोणीकडे निघून गेला तें सांग घ्वजा फडकाविणाऱया सेनेप्रमाणे 

- म्हणजे त्यास शोधावयाला आम्ही तुजबरोबर येऊं. | . य जो करणारी अशी ही दरीन देत आहे, 

ती कोण ? 

२ माझा. वदभ आपल्या बार्गेत, सुगंधी झाडांच्या । १३१ खोर्‍्यांतील हिरवींगार झाडेझुडपे पाहावी 

ताटव्यांत गेला आहे. द्राक्षल्ता फुटल्या आहेत कीं काय. 
तो उपवनांत कळप चारण्यास, . डाळिंबीला फुलें आलीं आहेत कीं काय, 
भुडेकमळें वेचण्यास गेला आहे. तें पाहावें म्हणून मी अक्रोडाच्या बागेत गेलें होतें. 

३ मी आपल्या वह़ृभाची आहे, १२ माझ्या राजवंशी लोकांच्या रथांत 

व माझा वक़भ माझा आहे; माझ्या मनाने. मला उचळून बसविलें, 
तो आपला कळप भुडेकमळांमध्यें चारितो. - __ याचें मला भानच राहिलें नाहीं. 

'ड माझ्या सखे, त्‌. तिरसाप्रमाणें सुंदर, . १३ भागें फीर, मागें फीर, अगे घुलेमकरिणी 
येरदलेमाप्रमार्णे सुरेख आहेस; मागें फीर, मागे फौर, म्हणजे आम्ही .तुला डोळे 
ध्वजा फडकाबिणार्‍या सेनेसोरखी तू हैराण भरून पाट्टू न 

करणारी आहेस. :  - , 

५ तूं मजवरून आपले डोळे काढ; झुलेंमकरिणीचें तुम्ही काय पाहू इच्छिता १ 
त्यांनी मला घाबरे केळे आहे; . महनाइम येथील ठृत्यासारखें नृत्य काय £ 

- तुझे केस गिलाद डोंगराच्या उतरणीवर बसलेल्या 
झेरडांच्या कळपासारखे दिसतात. १ हे राजकन्ये, तुझे पादत्राणयुक्त पाय किती 

६ धुतलेल्या मेंढ्या जोडीजोडीनें येतात, ५७ सुंदर आहेत! 
त्यांतल्या कोणाचीदि जोडी फुटत नसते, कुशल कारागिराच्या हातच्या रत्नहारांसारख्या 
त्यांच्या कळपासारखे तुझे दांत आहेत. तुझ्या जांघा गोळ आहेत. 

३ तुझ्या बुरख्यांतून तुझीं कानशिले न २ तुझी नाभि वाटोळा गरगरीत पेलाच आहे; 
डाळिंबाच्या फाकेसमान दिसतांत... . त्यांत मिश्रित द्राक्षारसाची वाण नाहीं, 

८ साठ राण्या, ऐदी उपपत्नी, “ तुझे उदर सभोवती भुईेरुमळें लाविलेल्या गव्हाच्या 
आणि अगणित कुमारी अहित; राझीसारखें आहे. 

२ पण माझी कपोती, माझी बिमेळा “अंशी. एकच; | २ तुझें कुचदरूय हरिणीच्या जुळ्या 


ती आपल्या आईची एकुलती एक;  -- .__ पाडसांसारखे आहे. 
न - ७२६ न 


गीतरलन. 


अ० ७:ड-टःऊ 





-४ तुझा कंठ हस्तदंती मनोऱ्यासारखा आहे; 


तुझे नेञ -बाथ-रब्बीमच्या वेशीजवळील हेशबोनच्या 


कुंडांसारवे आहेत; 


तुझें नाक. दिमिष्कासमोरील लबानोनाच्या बुरना- 


सारखें आहे. 
५ तुझा शिंरोभांय कर्मलासारखा आहें; 


: तुह्या. डोक्याचे केस जांभळ्या वल्मासारखे आहेत; 


तुझ्या केशपाशांत राजा बद्ध आहे. 


है प्रिये, मनोरम विषयांमध्ये तूं किती सुंदर, 
किती चित्ताकपैक आहेस ! 

७ तुझा हा बांधा तालदक्षासारखा आहे; 
तुझे कुच द्राक्षांच्या धोसांसारखे आहेत. 

८ मीं म्हटलें, मी तालब्रक्षावर चढून 
त्याच्या शाखा धरीन; 
तेव्हां तुझे कुचं मला द्राक्षांच्या 

धेंसांसमान व्हावे, 
आणि तुझ्या नालसिकेचा श्वास सफरचंदाच्या 
| सुवासासमान व्हावा; 

५ तुक्षे मुख उत्तम द्राक्षारसासमान व्हार्वे; 
तो माझ्या प्रियेप्रीत्य्थ धश्ांत नीट उतरतो; 
निद्रिस्तांच्याहि तोंडातून तो खालीं सहज जातो. 


१० मी आपल्या वढभाची आहें; 
त्याचें मन मजवर बसलें. आहे. न 

११-:साझ्या बळभा, ऊठ, आपण गांवढ्यांत जाऊ; 
खेब्यांत रात्र: घालवू. . : ० 

3२ आपण प्रातःकाळी . उठून.. द्राक्षीच्या मळ्यांत जाळं, 


तेथें द्राक्षी फुटून तिच्य़ा कळ्या उमलल्या. आहेत न 


कीं काय 


- -डाळिंबीला फुलें आलीं आहेत कीं काय तें पाहूड | - 


तेथें मी आपलें प्रेम तुला अर्पीन, 
३३ पुन्नदात्रीचा सुगंध सुटला आहे. 
दा अमच्या दारांवर नाना प्रकारचीं, 
5": : बारांची उत्तम फळे आहेत; 


७२७ 


* नव्यासुन्या. 





* हे. माझ्या वलभा, तीं मीं. तुजसाठी जतन करून 
ठेबिलीं आहेत. 
१ तू माझ्या बंधूसारखा, 


| ९ माझ्या मातेचे स्तनपान केलेल्यासारखा 


असतास तर किती बरें होतें ! 
तू मला आहेर रस्त्यांत कोठें भेटल्यास मीं तुझें 
चुंबन घेतलें असतें. 
माझी कोणी अप्रतिष्ठा केली नसती. 
२ मी तुला आपल्या मातृग्रहीं घेऊन गेलें असतें, 
तूं मला शिकबिलें असतें, 
मसाला घातलेला द्राक्षारस, माझ्या डाळिंबाचा रस 
"मीं तुला प्यावयास दिला असता. 
३ त्याचा डावा हातं माझ्या डोक्याखाली असो; 
त्याचा उजवा हात मला आलिंगो. 
४ यरूालेमाच्या कन्यांनो,' 
ठुम्हांस शपथ घाळून सांगते; 
माझ्या प्रेमानंदाला व्यत्यय आणूं नका, 
_ विश्न आणूं नका. 


जा तो राहील तितका वेळ राहूं द्या. 


५ आपल्या वहूभावर ओठंगून 
- रानांतून येत आहे ही कोण £ 
सफरचंदाच्या झाडाखालीं मीं तुझें प्रेम जागत केलें; 
'देथें तुझी प्राता तुला प्रसवली; 
वुछ्या जननीला तेथें प्रसतवेदना झाल्या. 


_६ आपल्या: हृदयाशी मल्य मुददेप्रमाणें ठेव, 


मुद्रेप्रमाणें मला आपल्या बाहूवर ठेव; 
कारण प्रेम मंत्यूसारखें प्रबळ आहे; - : . : 
प्रेमसंगाय अथोलोंकासारखा निष्ठुर आहे. 
त्याची ज्वाला अमिज्वालेसारखी,: . - 2 
:किंबहुंना :परपेशाते :प्रदीस : केळेला-तो..अभिच आहे... 
७ असलें ग्रेम शहाजेळांच्यानेहि त्रिझक्मार'चाही 
महापुरांलाहि तें बुडवून 'किवां:येणार: नाहीं; 
मनुध्यान,बेमासाठीं आपल्या घरची 718: > 
सगळे संपत्ति दिली न 


अ ८४ऊ-यहयया १५८ 
गायला कातीव... 2... 0. ल्ानतोजालत लिवा 51१5 


८ आमची एक धाकटी बहीण आहे, 
तिला अजून ऊर फुटले नाहींत; . व 
भामच्या ह्या. बहिणीस मागणी येईल त्या दिवशीं 
आम्हीं. तिचें .काय करावें :, : 

९ ती तटासारखी असलीःतर 

_ तिजवर आम्ही रुपयाचा मनोरा बांधू; 
ती वेश्षीसारखी असली. तर 
ग्रंधसरूच्या फळ्यांनीं तिचीबंदिस्ती करूं. : 


, १० मी तटासारखी होतें, माझे कुच बुरुजांसारखे होते, 
म्हणून मी आपल्या वल्लभाच्या दृष्टीने, 
कृपाप्रसादास पात्र झाळें. . . .-: . . 
११ बाल-हामोन येथे दालमोनाचा एक द्राक्षीचा  .. 
मळ होता; १. ७... रक शल 


गीतरत्न--यशया 


त्यानें तो बागवानांस 'ठावून दिला होता; 
* त्यांतील फळांबद्दल - प्रत्येकाने हजारहजार रपये 
द्यावे असें होतें. 


१२ माझाहि एक द्राक्षीचा मळा आहे; त्यावर माझी 


मालकी आहे. 
हे शल्मोना, त्याबद्दलचे हजार रुपये, तुझे 
आणि दोनशे स्पये फळांची राखण करणाऱ्यांचे. 


१३ अगे बागांत राहणाऱ्ये, 
तुझ्या सल्या तुझे शब्द ऐकण्यास 
आतुर झाल्या आहेत; 
मलाहि ते. ऐकीव. 


१४ माझ्या वलभा, त्वरा कर, 
सुगंधी वनस्पतींच्या डोंगरांवर 
हरिणासारखा, रृगीच्या पाडसासारखा तूं हो: 


पाण 


यशया 


१ यहूदाचे राजे.-उज्ीया, योकेम, आंहाज व 
६ हिज्कीया यांच्या ' । 


त्यांस लहानाचे मोठे -'केलें“ तरी तो माझ्याशी : फितूर 
झाली. डे बैठ आपल्या :थन्याला' *झोळखितो; गाढव 
आपल्या; मालकाचा. कोठिंबा' ओळखतो; :पण इल्लाएल 
ओळ्खीत -: नाहीं,- माझे. लोक विचार करीत. नाहींत. 
४ किती हें पापिष्ट राष्ट्र! दुष्कर्मानें मारावळेळे 'छोक, दुर्ज- 


नांत्री संतति ! हीं आचारअष्ट मुळें ! यांनीं परमेश्वराला ! 


सोडिले आहे, इद्लाएलाच्या : पचित्र प्रभूस तुच्छ मानिळें 
आहे; तीं वियुक्त होऊन मागें फिरलीं आहेत. ५ तुम्ही 
अधिकाधिक  फितून मार कां खात राहतां ६ हरएक 
मस्तक व्यथित झाठें आहे, हरएक हृदय म्लान झालें 
आहे. ६ पायाच्या तळव्यापासून ' मस्तकापर्यंत * कोंदींच 
घड नाह्दी; जखमा, चेंचरलेले व पुवळलेले घाय आहेत 


ते कोणी पिळून काढीत नाही, त्यांवर कोणी फट्टी बांधीत 
. नाही; कोणी तेलाने नरम करीत नाहीं. ७ तुमचा देश 


ओसाड आहे; तुमची नगरे . अभीने जळलों आहेत; 
आहेत; परक्यांनीं उद्‌ध्वस्त केल्याप्रमाणे तीं ओसाड 
झालीं आहेत. ८ सीयोनाची कन्या द्राक्षीच्या- मेळ्यांतल्या 


ज्र्ट 


अ० १४५८-१:३ 





खोपीसारखी, कांकल्यांच्या बागेतल्या माचाळासारखी, वेढा 


पडलेल्या नगरासारखी राहिली आहे. ९ सेनाधीश परमेश्व- 
- शाने जाम्हांसाठीं यात्किचित शेष राखून ठेविलें नसते तर 
आम्ही '>सदोमासारखे झालो असतों, गमोऱ्याप्रमाणें 
बनलो असतों. 
, १७: संदोमाच्या अधिपतींनो, परमेश्वराचे वचन ऐका 
गमोर्‍्यांच्या::लोकांनो, आमच्या देवाच्या धर्मशोसत्राकडे 
- कान. द्या. ११ परमेश्वर म्हणतो, तुमचे .बहुत यक्षबलि 


:. माझ्या काय कामाचे १ मेंढरांचे होम, पुष्ट वासरांची | 


वपा' यांनीं . माझी. अति तृप्ति झाली आहे; बैल, 
'कौकरें व बोकड यांच्या रक्ताने मला . संतोष होत नाहीं. 


'१२ तुम्ही माझें दर्शन घेण्यास येतांना. माझी अंगणें : 


तुडबितां, हें तुम्हांस सांगितळें कोणीं £ १३ निरर्थक 
अर्पणे आणखी आणूं नका; धुपाचा मलॉ वीट आहे; 
चंद्रदर्शन, शब्बाथ ब मेळे भरविणे मला खपत नाहीं; 
सणाचा मेळा हाहि अधर्मच होय. 
तुमची चंद्रदर्शन. व सण यांचा द्वेष करितो; त्यांचा 
मला भार झाला. आहे; तो सोसून मी थकलो आहें. 
१५ ' तुम्ही. हात . पसस्तां- 'तेव्हां मी तुमच्यापुढे 
डोळे. झाकितों; तुम्हीं. कितीहि विनचण्या--केल्या तरी 
मी : ऐकत नाहो; तुमचे . हात रक्ताने भरळे आहेत. 
१६. आपणांस धुवा, स्वच्छ. करा; माझ्या- डोळ्यांपुढून 
आपल्या दुष्टपण दूर्‌. करा; दुष्टपणा . करण्याचें 
सोडून द्या; .१७ चांगलें करण्यास शिका, ..नीतीच्या मागें 
लागा; जुलम्योला. ताळ्यावर. आणा; .अभाथाचा न्याय 
करा; विधवेचा कैवार घ्या 

१८ परमेश्वर म्हणतो, चला, या, आपण बुद्धिवाद 
करूं; तुमचीं पातके लाखेसारखीं लाल असलीं. तरी तीं 
बफासारखीं पांढरी होतील; तीं किरमिजासारखीं तांबडी 
असलीं तरी लोकरीसारखीं निघतील. १९. तुम्ही 
माझें ऐकावयाला मान्य व्हाल तर भूमीचे उत्तम फळ 
खाल; २० तुम्ही अमान्य होऊन बंड कराल तर 
तरवार तुम्हांला खाऊन टाकील; कारण परमेश्वराच्या 
तोंडचे हें वचन आहे. 

१ अथबा: पीडितास मुक्त करा; 








१४- माझा जीब | 





» 7२१ साध्वी नगरी कक्षी असाध्वी झाली आहे: त! 
न्यायपूर्ण होती, तींत धर्म वसत असे, आतां तींत 
धातकी राहतात. २२ तुझे रुपें कीट झालें आहे; तुत्या 
द्राक्षारसांत पाणी मिसळले आहे. २३१ तुझे सरदार 
बंडखोर व चोरांचे साथीदार झाळे आहेत; त्यांतील 
प्रत्येकाला लाचांची आवड आहे, प्रत्येक जण नजराण्यां. 
मागें. लागणास आहे; ते' अनाथांचा न्याय करीत 
नाहींत, विधवेची दांद घेत नाहींत. त 
२४ याकरितां प्रभु, सेनांधीशे परमेश्वर, इखाएलाचा 
समर्थ देव म्हणतो, माझ्या शत्रूंचा समाचार घेऊन मी 
स्वस्थता पावेन, माझ्या वैर्‍्यांचा सूड घेईन; २५ र्म 
आपला हात तुला लावून क्षार घातल्यासारखा तुटे. 
कीट . गाळून नाहींसें करीन, तुझ्यांतील सवे दिल 
'काहढूर्न टाकीन; २६ आणि मी पूर्वीप्रमाणे तुला 
न्यायाधीश व आरंभींच्याप्रमाणें. तुला पुनः .. मंत्री 
देईन; आणि मग तुला धर्मपुरी, संती नगरी म्हणतील, 
२७ सीयोनाचा न्या्येकरून उद्धार होईल व त्यांतील 
५ पापनिवृत्त जन नीतीने उद्धरळे जातील. .२८ बंडखोर व 
पापी यांचा बरोबरच विघ्वेस होईल; .परमेश्वराला सोड- 
णारे नष्ट होतील. २९ तुमच्या: आवडीची जीं एलाचीं 
झार्डे त्यांविषयी ते लजित होतील, आणि ज्या बागांवर 
तुमचें मन . बसलें होतें त्यांसंबंधानें तुमच्या. तोंडाला 
काळिमा लागेल; ३० कारण तुम्ही पाला सुकून गेलेल्या 
एलाच्या : झाडासारखे, ..पाणी नसलेल्या. 'बागेसारखे 
: : ३१. बेलाढ्य मनुष्य पिंजलेल्या . तागासारखा 
होईल, 'आणि- त्याच्या हातचें काम ठिणगी होईल: तीं 
दोन्ही बरोबरच जळतील, तीं कोणी बिझबिणांर नाही, 


-. _..१ आमोजाचा पुत्र यशया याला यहूदा व 
.* यरुठालेम यांविषयी प्राप्त झालेलें दृष्णांतवचन 
। २ शेवटल्या दिवसांत असे होईल कां 
परमेश्वराच्या मंदिराचा डोंगर परवेताच्या माथ्यावर 
स्थापण्यांत येईल, आणि सर्व. डोंगरांहून तो उंच . होईल, 
त्याकडे सवे राष्ट्रांतील -ठोक:ऱ्छोठतील. ३ देशोदेशां- : 

( तील लोकांच्या झुंडी जातील ब म्हणतील, चला, 


७२९ 





_ ,परमेश्वराच्या -: पर्वतावर याकोबाच्या: देवाच्या 
मंदिराकडे. चढुन जाऊं; :तो आम्हांस आपले... मागी. 
श्िकवो, :: म्हणजे “आम्ही त्याच्या पथांनी.: चाळू; ' कारण 


सीयोनांतून धमेजात्ञ व: यरठाळेमांतून परमेश्वराचे 


निधेल: . “४. तों: राष्ट्रांचा... न्यायनिंबाडा करील, 


ते. आपल्या तरपरारी.. सोडून त्यांचे फाळ :करितील, ! 


आपल्या भाल्यांच्या कोयत्य़ा; करितील; पुढें एक राष्ट्र 


दुसऱ्या: राष्ट्रावरः:तरवार.. उचलणार -नाहीं;.. ते इतःपर 
मीः | त्याच्या भयप्रद दृष्टीपुढून व त्याच्या | ऐश्वयोच्या.. प्रतापा- 


गुद्धकळा शिकणार नाहींत 


“याकोबाच्या. 'घराण्या,. चल, ये; आपण परमे-. 


श्वराच्या. प्रकाशांत . चाळं. ...६ तुझे : लोक, म्हणजे 


यक्तोबाचें घराणें, :माचा तू त्याग केला आहे; कारण ते' 
पूर्वेकडील - रितीभातींत मंभ झाले आहेत, : पलिष्ट्यां- 


... हातांत”हात चालीत आहेत. ७ त्यांचा देश. सोन्या- | छे 


- ब्यान भरल्म. आहे; त्यांच्या. निधींला- अंत. नाहीं. 


त्यांचा. देश घोब्यांती भरून गेला आहे, त्यांच्या. रथांला 


अंक॑ नाहीं:::<' त्यांचा :देश्यः-मूर्तीनीं भरून गेला आहे; ते 
आ्षापल्या . हार्तानी' घडलेल्या,:: बोटांनी केलेल्या < वस्तूंची 


पूजा>करितात. : ९ हलका - मधुष्य लवला आहे, थोर 
मनुष्ये नीचाबस्था' पावला. आहे; त्यांची ' तूं क्षमा . 
॥ एकमेकास * पीडितील; मुलगा ' वडिलांशीं व हलका 
| प्रतिष्ठितार्शी' दांडगाईने. वर्तेल, “६ 
ऑफ्गराठा सुळींत पुरून घे.' 9१ त्या. दिवशीं लोकांची , 
उन्मत्त देष्ि नीच होईल, ' माणसांची: गंवे उतरेल, वं 

वि "| मोडतोंड आपल्या हातीं घे; ७ त्य़ा दिवशीं तो ओरडून 


करूंक नको. १० परमेश्वराच्या भयप्रद” दृष्टीपुहन, 
त्याच्या - ऐश्रयीच्या. प्रतापायुद्न खडकांत :: दडून जा; 


परमेःवधरच कायतो. उच: स्थानीं विरांजेल 


१२९ सवे जें कांहीं गर्विष्ठ, उन्मत्त व चढेल आहे त्या- 
|अन्नकंक्षन नाहीं, : मला लोकांचा नायक करूं नका. 


साठीं. सेनाधीश'* परसेश्वराने दिवस 'नेमित्त आहे; त्या 
दिवशीं ते. नीच. होईल. १३ ल्बानोनाचे मोठे व उंच 
गेंेळे सव. गंधसरू, बाशानांतीळ सर्वे आश्लिनाची झाडें; 
१४ संव उंचे. पवत, सवे मोठे डोंगर; १५ संव उंच 
बुरुज, : सचे मजबूतःत॑ट;. १६ तांशीशाचीं सर्वे गंलबतें 
व: संबे मनोहर मनोरे “यांसाठी दिवस." नेमिला आहे. 


१७. त्या दिवशीं लोकांच्या उन्मतपणा - भंग पावेल , 


मनुष्यांचा गवे: उतरेल; आणि परमेश्वरच कायतो उच्च- 
स्थानींः 'विराजेलं.. १८. मुर्ति. तर अगदीं नाहींतशा 
होतील. १९ परमेश्वर “पथ्वीस भयकंपित करण्यास 
उठेळ तेव्हां त्याच्या भयप्रद दृष्टीपुढहून व त्याच्या 
ऐश्वर्याच्या प्रतापापुहून लोक खडकांच्या गुह्यंत व 
भूमीच्या बिवरांत चिरतील. २० मनुष्यांनीं पुजण्यासाठीं 
केलेल्या... सोन्यार्प्याच्या' मूर्ति त्या: दिवशीं लोक 
'व्विुंद्या *व.. व्रड्वागळें:-. यांपुढे. ' टाकून .. : देतील, 
२१ परमेश्वर एथ्वीस भयकंपित' करण्यास .उठेल तेव्हां 


ले. खडकांच्या गुह्ांत व दगडाच्या कपारीत 
'कषिरतील,:- २२ मनुष्याचे नांवच घेऊं .नका; त्याचा 
श्वास त्याच्या नाकपुढ्यांत आहे; . त्याला काय जमेस 
धरावयाचें आहे £ 
५ पाहा, प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर, यरदालेम व 
यहूदा यांचा आधार व टेंका काढून घेतो, म्हणजे 
भाकरीचा. सवे आधार व पाण्याचा संवे आधार 
कांढून घेतो; २ वीर..व योद्धा, न्यायाधीश व संदेष्टा, 
द्वैवक्ष व. वडीठ, ३ पंत्नासींचा नायक, प्रतिष्ठित पुरुष, 
मंत्री, शषिल्पप्रवीण ब मंत्रनिपुण यांस क्राहून घेतो. ४. मी 
मुलीस त्यांचे अधिपति 'करीन; त्यांजवर पोरकटंपणाचा 
अमल चालेल, ५; हा त्याला व॑ तो ह्याला, असे लोक 


कोणी. आपल्या 
वडिलाच्या: घरांत भावाचा ' हात. धरून म्हणेल, तुला 
वस्नम्रावरण आहे. तर तू आमचा अधिकारी हो, ही 
म्हणेल, मी. दुरुस्ती करणारा होणार नाहीं, माझ्या घरीं 


८7 यरुशलेम कोसळले आहें, यहूदा पतन पावला 
आहे; कारण त्यांची जिव्हां व त्यांचीं कृत्यें परमेश्वरा- 


।विरुद्ध असून ते त्याच्या तेजोमय नेत्रांला तुच्छ लेखि- 


तांत. . ९ त्यांची मुद्रा त्यांच्याविरुद्ध साक्ष देते; ते सदोमा- 
प्रमाणें आपलें पाप जाहीर करितात; लपवीत नाहींत; 
त्यांच्या जीविताला धिक्कार असो; ते स्वतांचें वाईट 


जे डर कळ 


यशया 


अ० ४:९--५:५ 





करून घेतात. १०. धार्िकांविषयीं म्हणा कीं त्यांचें 


कल्याण होणार; कारण ते आपल्या कृत्यांचे फळ उपभोग- | ९ 


णार... ११ दुष्ट हायहाय करणार; त्याचें वाहेट होणार; 
कारण त्यानें आपल्या हातांनीं जें केलें त्याचें फळ 
त्याला मिळेल. १२ माझ्या लोकांविषयी म्हणाल तर 
योरें त्यांस पीडितात; स्रिया त्यांजवर अधिकार चाल- 
बितात. हे माझ्या प्रजे, तुझे नेते तुला बहकवितात; 
त्यांनीं तुझ्या जाण्याच्या वाठा बुजवून टाकिल्या आहेत. 

१३ परमेश्वर वाद चालविण्यास उभा आहे; राष्ट्रांचा 
न्याय करण्यास उभा आहे. १४ परमेश्वर आपल्या 
लोकांचे वडील व सरदार यांचा निवाडा करील; तुम्हींच 
द्राक्षीचा मळा खाऊन टाकिला आहे; . दीनांची 
लूट तुमच्या घरांत आहे. १५ तुम्ही माझ्या लोकांस 
चिरडितां, दीनांचें तोंड ठेचितां, हें काय, असें प्रभु 
सेनाधीश परमेश्वर याचें म्हणणे आहे. | 

१६ परमेश्वर . असेंहि म्हणतो, सीयोनाच्या कन्या 
गर्विष्ठ आहेत, त्या मान ताठ करून व डोळे मारीत 
' वाळतात, आपल्या पायांतील- नूपुरांचा छमछम आवाज 
करीत ठुमकत चालतात; १७ म्हणून प्रभु सीयोनाच्या 


कन्यांच्या माथ्यांला खवडे उठवीळ व परमेश्वर त्यांचीं 
गुह्यांगं उघडी करील. १८ तो त्या दिवशीं पैंजण, बिंद्या 


ब्र॒ चंद्रकोरी, १९ बाळ्या, तोडे, जाळ्या, २० शिरो- 
भूषणे, सांखळ्या, कमरपद्रे, अत्तरदाण्या व ताईत, 
२१ अंगठ्या व नथा, २२ भपकक्‍्याचा पोशाक्र, कुडतीं, 
शाला, बटवे, २३ आरसे, मलमलीचीं. वदले, दुपद्रे व 
ओढण्या यांची शोभा नाहींशी करील; २४ आणि मधुर 
सुवासाच्या जागीं कुजल्याची घाण, कमरपट्टयाच्या 
जागीं दोरी, वेणीफणी केलेल्या केसांच्या जागीं. टक्कल, 
झग्याच्या जागीं गोणताटाचें वेण व सोंदर्याच्या जागी 
लास असें होईल. २७० तुझे पुरुष तरवारीने पडतील, 
तुझे वीर लढाईत पडतील. २६ तेव्हां तिच्या वेशी 
आकांत करितील, शोकाकुल होतील व ती एकेटी 





१ मुळांत : उजाड 


होऊन भुईवर बसेल. १. त्या समयी  सातः शिया 
एका पुरुषाला धरून म्हणतील, आम्ही स्वतःचे अन्न 
खाऊं व स्वतःचे वक्न लळेऊं; तुझें नांव मात्र आम्हांला 
लावूं दे; आमची अपकीर्ति दूर्‌ कर । 
-. ९ त्या समयीं परमेश्वराचा अंकुर शोभिंवंतः*च 
तेजस्वी होईल; भूमीचे उत्पन्न इश्नाएलाच्या बचोवे- 
लेल्यांस वैभव व शोभा देणारे होईल. ३ मग असें 
होईल कीं सीयोनांत उरलेल्या, यरुठालेमांत शेष राहि- 
लेल्या ज्या प्रत्येकाचे नांव यरालेमांतील जीवन पाव- 
णार्‍यांच्या यादींत लिहिलें आहे त्या प्रत्येकास पवित्र 
म्हणतील. ४ प्रमु न्याय करणाऱ्या व दहन करणाऱ्या 
आम्म्याच्या द्वारें सीयोनाच्या कन्यांचा मळ काहून टाकील 
आणि यरुलेमांतून तिचा रक्तदोष काहून टाकील, तेव्हां 
असें घडेल; ५ आणि परमेश्वर सीयोन डोंगराच्या प्रत्येक 
स्थानावर व त्याच्या सणांमेळ्यांवर दिवसास धूसमय 
मेघ व रात्रीस प्रज्वलित अभ्नीचा प्रकाडा निमीण करील; 
कारण त्याच्या सवे वैभवावर छत्र होईल; ६ आणि 
दिवसास ऊन लागूं नये, सावली व्हावी; आणि वादळ 
व पाऊस यांपासून रक्षण होण्यासाठीं निवारा व आश्रय 
असावा म्हणून मंडप घालण्यांत येईल. 


१ मी. आपल्या वळभाप्रीत्यर्थ गाणें गाईन 
९२ आपल्या प्रियतमाचे त्याच्या द्राक्षीच्या मळ्याविषयींचे 

गीत गाईन. माझ्या वल्भावा द्राक्षमळा डोंगराच्या 
एका अतिशयित सुपीक इंगावर होता; २ तो त्यानं खणून 
त्यांतील गोटे काहून टाकिले व तेथें उत्तम प्रतीच्या 
द्राक्षीच्या वेलाची लागवड केली, आणि त्यांत एक बुरूज 
बांधिला व द्राक्षकुंड खोदिलं; मग त्यापासून द्राक्षे पैदा 
होतील म्हणून वाट पाहिली, तों त्यानं रानद्राक्षे दिलीं. 
३ तर आतां यरठालेमकरांनो व यहूदांतील लोकांनो, 
माझा व माझ्या द्राक्षीच्या मळ्याचा. न्याय करा बरें. 
४ माझ्या द्राक्षीच्या मळ्यांत.मीं केळं नाहीं असें अधिक 
काय करावयाच राहिळें १. तो द्रा देईल म्हणून मीः वाट 
पाहत असतां त्यानें रानद्राक्षे कां दिलीं ? ५ आतां मी 


७३१ 


अ« ४५-२८ 





आपल्या द्राक्षीच्या मळ्यत्वे काय करणार तें तुम्हांस 
सांगतों: मी त्याचें कुंपण काढून टाकीन म्हणजे तो खाऊन 
टाकितील; त्याचें. आवार मोडीनः म्हणजे. तो तुडविला 
जाईल. ६ मी तो उदध्वस्त करीन; त्याला कोणी 
खथी करणार नाहीं व कुदळणार. नाही;.. त्यांत कांटेसराटे 
उगबतील; त्यावर. पाऊस पाहूं. लका अशी आज्ञा. मी 
भेघांस-करीन. ७ कारण सेनाधीश. परमेश्वराचा द्राक्षमळा 
म्हणजे इस्नाएांचें घराणें;...त्यांतीळ त्याची आवडीची 
ढागवड स्हणजे यहूदाचे . लोक; त्यानें . न्याय्यत्वाची 


-१८ जे दुष्टतेच्या . दोऱ्यांनी दुष्कमोला, जसें काय 
गाडीच्या दोराने पापिष्ठपणाला ओढून आणितात, त्यांस . 
धिक्कार असो; १९ ते. म्हणतात, त्यानें त्वरा करावी, 
आपलें कार्य शीघ्र करावें म्हणजे आम्हांस तें पाहावयास 
सांपडेल; इस्वाएलाच्या पवित्र प्रभूचा संकल्प लवकर पूर्ण 
होवो, म्हणजे आम्हांला त्याचा अनुभव घडेल. 

. २० जे वाइेटाला बरें. व बर्‍याला वाइट म्हणतात, 
जे.. प्रकाशाला अंधकार व अंधकाराला प्रकाशन. समज- 
तात, .गरोडाला कडू व॒कंहूला गोड मानितात. त्यांस 


पेक्षा केली तों..अपहार; प्रार्म्ितेची अपेक्षा . केली | धिक्कार. असो 


तों भाकोश आढळून आला. .. 
_ ८ जे घराशी घर व झोताशी..झ्षेत जोडन घेतात. 
जागा मुळोंच उरू. देत. नाहींत .त्यांस थिकार असो 
तुमचीच, कायती देशांत वस्ती. आहे असें झाळें आहे. 
९ _ सेनाधीश परमेश्वराने . माझ्या. कानांत. सांगितलें 
बहुत. मोठीं व सुंदर घरें खरोखर ओसांड व लोकरहित 
होतील. १० दहा बिघे द्राक्षमळा दहा शेर रस 
देहल; एक मण बीं एक पायली धान्य देईल. 
. ११ जे पहाटेस उठून मद्याच्या पाठीस लागतात, जे 
अपरात्रपर्यंत द्राक्षारस पिऊन घुंद होतात त्यांस धिक्कार 
असो. १२ वीणा, सारंगी, डफ, बासरी व द्राक्षारस 
हींच त्यांची मेजवानी; पण ते परमेश्वराच्या कृतीकडे 
लक्ष देत नाहींत, ते त्याच्या हातचें कार्ये पाहत नाहींत. 
१३ यास्तवः माझे :लोक अज्ञानामुळें बंदिवासांत गेले 
आहेत; त्यांतले. प्रतिष्ठित उपाशी मरत : आहेत, आणि 
छोकसमुदाय तृषाक्रांत झाला: आहे.. १४ ह्यामुळें. अधो- 
लोकारने आपली क्षुधा वांढविलळी आहे, आपलें तोंड 
अमयोद पसरिलें आहे; त्यांत त्यांचं वैभव, त्यांचे जमाव, 
त्यांचा. थाटमाट, तेथले मौज मारगारे ही. पडतोल. 
१५: हलके लोक दबले आहेत, बडे लोक नीचावस्था.पावले 
आहेत, गर्विष्ठांची मान खालीं झाली आहे;. १६ सेना- 
धीश परमेश्वर तर न्यायाने उन्नत. .असा: प्रकट होईल; 
पवित्र देव थार्मिकतेर्ने पवित्र असा प्रगट होईल. १७ 
कोकरे आपळें कुरण समजून चंरतील, धष्यपुष्टांच्या 
ओसाड झालेल्या जागां परके खाऊन टांकितील, 


२१ जे आपल्या दृष्टीनें ज्ञानी व आपल्या. मते 
समंजस त्यांस धिक्कार असो. 
,_.२२ ज्यांचे शौर्य द्राक्षारस पिण्यांत आणि ज्यांची 
बहादुरी मद्य मिसळण्यांत; २३ जे लांच घेऊन दुष्कर्म 
करणाऱ्यास निदॉषी ठरवितात व धार्मिकाच्या निर्दोषी. 
पणाची हानि करितात, त्यांस धिक्कार असो. 
,. २४ यास्तव अभ्तीची ज्वाळा धसकट खाऊन टाकिते 
व॑वाळलेल्या गवताचे अभींत भस्म होऊन जातें तसें 
त्यांचें मूळ कुजलेल्या पदार्यासारखे होईल; त्यांचा फुलवरा 
घुळीसारखा उहून जाईल; कारण त्यांनीं सेनाधीश 
परमेश्वराचे धर्मशाख्र तुच्छ लेखिळें आहे, इस्राएलाच्या 
पवित्र प्रभूचें वचन अव्हेरिळें आहे. | 

२५ यासाठीं 'परमेश्वराचा कोथ त्यांच्या लोकांवर 
पेटला आहे; त्यानें आपला हांत त्यांजवर उग्रारून 
त्यांस मारिळें आहे; डोंगर थरारठे; त्यांची म्रेतें रस्त्या . 
तल्या . घाणीसारखी आहेत. इतके झालें त्तरी' त्याचा 
क्ोध शमला नाहीं, त्याचा हात अजून उग्रारळेला आहे. 
: २६ तो दूरच्या राष्ट्रंसाठी निशाण उभारितो व 
शीळ घाळून दिगंतापासून त्यांस बोलावित्तो; पाह, 
ते त्वरा कलून धावत येत आहेत. २७ त्यांतील 
कोणी थकलेला, कोणी ठोकर खाढेला नाहीं; कोणी 
ड़॒कली किंवा . झोप घेणारा नाहीं, कोणाचा कमर- 


-बंद सेल झालेला नाहीं, कोणाच्या वाहणांचे, बंद तुट- 


छेळे नाहींत; २८ त्यांचे बाण तीक्ष्ण आहेत, त्यांची 
घबुष्ये सज्ज केलीं आहेत; त्यांच्या घोब्यांचे खर गारे- 


9३२ 


यशया 


अ० ९४२८-७७ 


सारंखे,; लाची वारके वावटळीसारखीं आहेत; २९ ते | त्यांचे डोळे चिपडे कर. ११. मी म्हणालो; हे:-अंभू, 
:खिंहासॉरखी :गंजेना करीत आहेत; ते तरुण सिंहां- | अर्से कोठवर १ तो म्हणाला, नगरे वस्तीहीन : होतील, 


' अभाणें गुरगुरत. आहेत. व गुरयुरून शिकार पकडीत 
आहेत; ते..ती घेऊन जात आहेत, कोणी. सोडवीत 
नाहींत.. ३०. .त्या. दिवशीं . समुद्रगजने प्रमार्णे ते त्यांज- 
वर गर्जेना करितील; भूमीकडे पाहावें तों अंधकार व 
संकट; तेथील अश्रांमुळें प्रकार जाऊनं काळोख होईल. 


१ उज्जीया राजा मरण पावला त्या वषी प्रभूस 
उच्चस्थळीं असलेल्या उचच. सिंहासनावर बसलेले मीं 
पाहिलें; त्याच्या झग्ग्राच्या -सोग्यांनीं मंदिर व्यापून 
गेळें होते. २ त्याच्या भोवतालीं. सराफीम्र उभे होते; 
त्या. प्रत्येकाला सहासहा' पंख होते; -दोहोंनीं तो -आपलें 
तोंड झाकी, दोहोंनीं. आपले.. पाय झाकी- व. दोहोंनीं 
उडे. ३ ते आळीपाळीने उचस्वरानें मदषणत, पविन्न ! 
पंवित्र.!. पवित्र ! सेनाधीदा परमेश्वर ! अखिल एब्वीची 
ससरद्धि त्याचें वैभव होय. ४. घोषणा करणाऱ्यांच्या 
ह्या. वाणीने उंबरठे. हालले. व मंदिर. धुराने भरे. 
५ तेव्हां मी म्हणालो, हायह्ाय ! माझे आतां. वाईेंट 
झालें, कां तर मी. अशुद्ध 'ओठांचा मनुष्य आहें आणि 
मी अशुद्ध ओठांच्या लोकांत राहतो; आणि सेनाधीदा पर- 
भेश्वर, राजाधिराज ह्यास मी. आपल्या डोळ्यांनी पाहिलें. 

६ भगर एक साराफदूत वेदीवरील इंगळ चिमद्यानें 
हातीं घेऊन मजकडे उडत आला; . ७ तो माझ्या ओठांस 
छावून त्याने म्हटलें, पाहा, याचां स्प तुझ्या. ओठांस 
झाला म्हणून तुझा दोष दूर झाला. आहे, तुझ्या पापाचें 
प्रायश्चित्त झाळें आहे. ८ तेव्हां मीं प्रभूची . वाणी 
ऐकली ती अशी, मी. कोणाला पाठवू ९ आमच्यासाठी 
कोण जाईल £ तेव्हां मी म्हणालो, ह्या. मो आहें, मला 
पाठीव. ९ तो म्हणाला, जा, या लोकांस. सांग कीं 
: ऐकत राहा पण समजू नका, पाहत राहा .पण जाणू 
नका. १० ह्या लोकांनीं डोळ्यांनीं . पाहून,.. कानांनी 
ऐकून व मनानें समजून, मजकडे वळून सुधारू नये 
म्हणून त्यांच. हृदय जड कर, त्यांचे कान बघिर कर व 

_ १. अथवा: एथ्वी त्याच्या तेजाने भरली आहे. 





घरें. मनुष्यविरहित होतील, जमीन ओसांडइ व वैरौंग 
होईल, १२ परमेश्वर लोकांस दूर .घाळवून देईल:-च 
देशांत ओसाड स्थळें बहुत होतील तोंवर: १३ त्यॉत 
लोकांचा.. दहावा हिस्सा '-राहिला . तर त्याचाहि नाळ 
व्हावयाचा; तरी एला व अक्लोन हीं झार्डे तोडिल्यावर 
ज्याप्रमाणें त्यांचा बुडखा. राहतो. त्याप्रमाणे त्यांचा 
बुंडखा पवित्र बीज असा राहील. 


१ यहूदाचा .राजा' आहाज .निंन योथाम निन 

(७ उज्जीया याच्या काळीं असें झालें कीं अरामाचा 
- राजा रसीन व इस्वाएलाचा राजा पेकह बिन रमाल्या 

हे यरुदाळेमाबरोबर. लढण्यास 'चढाई. करून गेले, परंतु 
त्यांची त्यावर: कांही. सरशी झाली नाहीं. २ अरामाची 
एफ़्राइमार्शी जूट झाली. आहे. असें दाबिदाच्या घराण्याला 
कळविण्यांत आलें. तेव्हां रानांतील वृक्ष वार्‍याने कांपतात 


तसें. त्याचें. मन व त्याच्या लोकांचीं मर्ने कंपित झालीं, 


३ तेव्हां परमेश्वर. यशयास म्हणाला, तूं भापला पुत्र 
शआर-याशूब ( अवशेष परत येईल ) योस बरोबर घेऊन 
वरच्या तळ्याचा नळ जेथें संपतो तेथें परटाच्या शेताच्या 
वाटेवर. आहाजास भेटावयाला जा; ४ आणि त्याला 
सांग की, सावध. हो व शांत राहा; मिऊं नको; 
ह्या दोन कोलितांच्या उरळेल्या धुमसणाऱ्या शेपटांमुळें 
म्हणजे क्रोधसंतप्त झालेले अरामी रसीन व. रमाल्याचा 
पुत्र यांच्यासुळें तुझें मत खचू देऊं नको. ५ अराम, 
एफ्राईम व रमाल्याचा पुत्र यांनीं तुजविद् दुट संकल्प 
केला आहे कौं ६ आपण यहूदावर चाळून जाऊन त्यास 
धाक घाळूं, तटबंदी फोडून तो घेऊं. आणि तानेलाच्या 
पुत्राची . त्यामध्यें रांजा म्हणून स्थापना करू. ७ प्रभु 

१ अथवा तरी पण त्यांतला दहावा हिस्सा राहील, 
आणि तो परंत येईल; तो भस्म होईल तथापि एला व 
अह्लोन ह्या त्रक्षांची पानें गळाल्यावर त्यांचें सत्व जसें 
त्यांत कायम राहतें तसें त्याचें. पवित्र बीजरूप सत्व 
कायम राहील. 


रे 


अ० ७३--टः९ 


- म्हणतो, हें सफळ व्हावयाचें नाहीं, हें घडावयाचें 
नाहीं. :८ 'अंरांमाचें श्ीर दिमिष्क व दिंमिष्काचें शीर 
_ रसीन; पासष्ट वर्षें झालीं नाहींत तोंच एफ़ाईम भंग 
पावेल व त्याचें राख्रत्व राहणार नाही; ९ एफ़राइमाचें 
शीर शोमरोन व शोमरोनाचें शीर रमाल्याचा पुत्र. तुम्ही 
भाव ठेवणार . नाहीं तर तुमचा निभाव लागणार नाहीं. 
१० परमेश्वर आहाजास आणखी म्हणाला: ११ तुझा 
देव परमेश्वर याजपाशी तूं आपणासाठी चिन्ह माग; तें 
: खालीं अथोलोकांत असो किंवा वर ऊर्ध्व लोकांत असो. 
१२ आहाज म्हणाला, मी मागणार नाहीं, मी परमे- 
श्वसची परीक्षा पाहणार नाहीं. :१३ तेव्हां तो म्हणाला, 
हे दाबिदाच्या घराण्या, भी सांगतों तें ऐकः तुम्ही 
मनुष्यांस कंटाळा आणितां हे थोडे झालें म्हणून माझ्या 
देवासहि कंटाळवितां काय ९ १४ यास्तव प्रभु स्वतः 
तुम्हांस चिन्ह देत आहे; पाहा, कुमारी. गर्भवती होऊन 
पुत्र प्रसवेल व त्याचें नांव इममानुएल ( आमच्यासनिध 
देव ) असें ठेवील. १५ वाईट टाकावे व चांगले 
ध्यावे हें त्यांस समज लागलें म्हणजे तो लोणी व मध 
यांचें सेवन करील. १६ कारण वाईेट टाकावे व 
चांगरळें ध्यावे हें त्या मुलास समजूं. लागण्यापूर्वी ज्या 
दोन राजांच्या भीतीर्ने तू घाबरला आहेस त्यांचा देश 
उजाड. होईल. १७ एफ्राईम यहूदापासून वेगळा झाला 
तेव्हांपासून आले नाहींत असे दिवस परमेश्वर तुला, 
तुझ्या लोकांला व तुझ्या बापाच्या - घराण्याला आणील; 
म्हणजे अळारच्या राजाला तुजवर आणील. 
१८ त्या समयीं असें होईल कीं मिसरी नदीच्या 


फाऱ्यांच्या शेवटांस असलेल्या माशा व अश्र 


देशांत असलेल्या मधमाशा यांस परमेश्वर जीळ घाळून 
ओलावील. १९ त्या सगळ्या येऊन खडकाळ खोऱ्यांत, 
हडकांच्या कपारींत, सगळ्या कांटेरी झुड्पांत व 
सवे कुरणांत उतरतील. 

२० त्या नदीपलीकडल्या देशांतील भाड्याच्या 
वस्तर्‍्याने, म्हणजे अर्करच्या राजाच्या योगानें, प्रभु 
डोक्याचे, पायांचे केस मुंडील; तो वस्तरा दाढीहि 





२१ त्या समयीं असें होईल को एकेक मनुष्य एकेक 
कालवड व दोनदोन मेंढ्या पाळील;' २२ त्या दूध 
पुष्कळ देतील म्हणून तो लोणी खाईल; . देशांत 
शेष राहिलेला प्रत्येक जण लोणी व मध खाईल. 

२३ त्या समयीं असें होईल कीं जेथें जेथें हजार रुपये 
किंमतीचे हजार द्राक्षींचे वेळ असत .तेथें तेथें कांटेकुटे 
होतील. २४ तेथें धनुष्यबाण घेऊन लोक जातील; 
कारण सगळा देश कंटकमय होईल. २५ ज्या टेकब्यां- 
वर कुदळींनीं खणीत त्या सगळ्यांवर कांटेऱ्यांच्या 
भोतीनें तूं. जाणार नाहींस, तर त्या ठिकाणी गुरेंढोरें 
चरतील व मेंढरेंबकरीं फिरतील. 

१ परमेश्वराने मला म्हटलें, एक मोठी पाटी 
€€ घेऊन तीवर व्यावहारिक लिपींत असें लिही, महेर- 
झालाल-हाश-बज ( लूट त्वरा करिते, पारध घाई 
करिते ) याविषयीं. २ उरीया याजक व यबरेख्याचा 
पुत्र जखऱ्या हे विश्वासू साक्षी यांस मी साक्षीला ठेवितो. 
३: मग मीं संदेष्टीशीं समागम केला; ती गर्भवती होऊन 
तिला पुत्र झाला; तेव्हां परमेश्वराने मला म्हटलें कीं त्याचें 
नांव महेर-शालाल-हाश-बज. असें ठेव. ४ कारण या 
मुलास आई, बाबा, म्हणतां येण्यापूर्वीच अश्छरच्या 
राजापुढें दिमिष्काचें धन व झोमरोनाची ढट म्हणून 
घेऊन जातील. 





५ परमेश्वराने मला पुनः म्हटलें, ६ हे लोक संथ- 
पणाने वाहणारे शिलोहाचें पाणी धिक्कारितात, आणि' 
रसीन व रंमाल्याचा पुत्र यांच्या सहवासांत आनंद 
पावतात; ७ यास्तव प्रभु त्यांजवर फरात नदाच्या 
जलाचा प्रबळ व बिपुल ओघ म्हणजे अळछारचा राजा 
ह्याचा सवे दळभार आणील; तो आपलीं सवे पार्ले 
व तीर भरून वाहील; ८ त्याचा पूर यहुदावर येईल; 
त्यास बुडवून तो पुढें वाहील; त्याचें पाणी लोकांच्या 
गळ्यापर्यंत. येईल; हे इम्मानुएला, तो आपले पंख 
पसरून तुझी सर्वे भूमि व्यापून टाकील. 

९ अहो राष्ट्रांनो, दंग्ळ करा, पण तुमचा चुराडा 
होईल; पृथ्वीचरील दूरच्या देशांनो, कान देऊन ऐका; 


ज्३्ड 





. ऑपंडीं. कमर बांधा: पण तुमचा चुराडा होईल 
. “हुत्दी- ऑपटॉ-कमर बांचा, पण तुमचा चुराडा होईल. 


“० मसलते. करा, पण ती निष्फळ होईल; विचार प्रगट 
“करा; पणः ती. टिकणार नाहीं; कारण ऑमच्यासन्निध 
आपल्या हाताने 


दव. आहि. ११ परमेश्वराने मला 
बळकट धरून असें बजावून सांगितळें होतें कीं या 
लोकांच्या मार्गानें जाऊं नको. तो म्हणाला, १२ हे लोक 
बयाला बंड म्हणतात त्या सर्वाला बेड बंड म्हणूं नका 
ज्यांला ते भिंतात त्याला भिऊं नका, घोबरूं नका. 
१३ तर सेनाधीदा परमेश्वरालाच पवित्र माना; त्याचेंच 
भय व धाकं धरा; १४ म्हणजे तो तुम्हांस पबित्रस्थान 
होईल; तथापि इस्लाएलाच्या उभय घराण्यांत तो ठेच 
लागण्याचा घोंडा' व अडखळण्याचा खडक आणि  यर॑- 
झलिमाच्या रहिवार्यांस पाश व सापळा असा होईल 
१५ त्यांपैकी बहुत लोक' ठेचा खातील, पडतील व आप- 
टून छित्नमिक्च होतील, पाशांत अंडंकून धंरिळे जातील. 
,, १६ माझ्या शिष्यांच्या ठायी हीं.साक्ष पक्की कर, है 
धर्मशात्र मुद्रित, कर. १७ परमेश्वर याकोबाच्या घराण्या- 
पासूंनं आपले मुख्‌. फिरवितो; त्याची वांट मी. पाहतो. 


त्याची आशा धरितो. १८ पाहा, मी व परमेश्वराने मला 


दिलेलीं मुलें या आम्हांस सीयोननिवासी सेनांधीदा परमे. 
श्वरानें इद्नाएलांत चिन्हें व उत्पात अंशीं ठेविलीं. आहेत 
१९ ते तुम्हांस म्हणतील, .भूतवेद्यांस व छांछूं कर- 
णाऱ्या. मांत्रिक्ांस विचारावयास जा; तेव्हां म्हणा, 
लोकांनीं आपल्या देवाला ,विचारू नये काय १ जीवंतां- 
करितां मेलेल्यांस. विचारावें क्राय ९ २० . घर्मशाक्ल व 
विधि यांकडे पाहा ! याप्रमाणें ते न बोलल्यास त्यांकरितां 
निश्चये प्रमातसमय नाहीं. २१ ते. कष्टी व क्षुधित होऊन 
देशांत भटकतील; आणि :असें होईल कीं<त्यांस . भूक 
लागली - म्हणजे ते संतापून ::आपल्या. .राजाला. व 
आपल्या देवाला. 'दिव्याझाप देतील; मग. .आपलीं तोंडें 


ते वर करितील; २२ ते प्रथ्वीकडे- दृष्टि: देतील - तों : 
पाहा, : संकट, अंधकार व" दुःखात काहूर त्यंमा दिसेल 





३ सुळातः इम्मानुएल 















:अ० टः९-९४१२ 


त निबिड काळोखांत लोटले जातील” . -. :-: : . 
९... तथापि आतां ज्या भूमीत दिपसि आहे तेर्थे हा 
अंधकार राहाणार नाहीं. त्यानें मागील काळीं.जबुळून 
प्रात्त व नफताली प्रांत यांची अप्रतिष्ठा केली':तरी पुढील 
काळीं समुद्रतीरींचा प्रदेश, यादेनेच्या पलीकडील प्रांत; 
विदेशी - लोकांचें मंडळ (गाठील) यांची तो प्रतिष्ठा 
करील. *२ अंधकारांत चालणाऱ्या लोकांनीं मोठा 
प्रकांश,. पहिला. आहे; मृत्युच्छायेच्या प्रदेशांत बसंणा- 
र्‍यांवर प्रकाशे पडला ' आहे. २ 'तू राष्ट्राची व्रद्धि केली 
आहे; त्याला. महानंदप्राप्ति करून दिली आहे, हंगामांच्या 
उत्सवसमयीं करावयाच्या आनंदाप्रमाणे, लूट वांटून 
घेणाऱ्या लोकांच्या आनंदाप्रमाणे, ते तुजसमोर आनंद 
करितात. ४ कारण सिद्यानांच्या दिवसाप्रमाणे, तूं त्याच्या 
भाराचें जू, त्याच्या खांद्यावरची काठी,' त्याजवर जुलूम 
करणाऱ्याचॉ' सोठा मोडिला आहे. ५ युद्धाच्या गर्दीत 
जोडे घातलेल्या “योध्यांचे जोडे व रक्ताने भरलेली 
वस्रे हीं जाळण्यासाठी अमीलो संपण झाली आहेत. 
६ कारणं 'आम्हांसाठी बॉल - जन्मला आहे, आम्हांस 

'दिला' आहे; त्याच्या खांद्यांवर _ सत्ता राहील; 
त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, . 
शांतीचा अधिपति म्हणतील. ७ त्याच्या सत्तात्रृंद्धीला 
व शांतीलां अंत नसणार; .तो .दाविदाच्या सिंहासनावर 
बसून त्याचें साम्राज्य चालवील आणि तेथून पुढे तें 
सर्वकाळ . न्यायाने व धमोर्ने दढ व स्थिर करील 
सेनाधीश परमेश्वराचा आवेदा हे.सिद्धीस नेईल. 

८ प्रभूने याकोबाला संदेडा पाठविला असून तो 
इद्माएलाच्या ठायीं प्रविद्ट झाला आहे. ९, १० विटा 
फुट्न पडल्या आहेत, तर आम्ही चिऱ्यांचें बांधकाम 
करुं; उंबराची. झाडें. तोडून टाकिलीं. आहेत तर त्यांच्या 
जागीं ग्ंथसरू .लावूं; असें -.गर्वानें व... उद्दामपणानें 
म्हणणाऱ्या सर्वे लोकांस. म्हणजे एफ्राइमास व... शोमरोनच्या 
रहिवाश्यांसे:- हें कळून - येईल, ११ परमेश्वर रसीनाच्या 
योध््यांचा त्याजवर: करचष्मा .-करील,. त्याच्या ;»हात्रूंस 
उठवील; -१२ अशूर्वेकूहन अराम्यांस व पश्चिमेकडून 





1 ३९ 


अ० ९५१२-१०:१४ 





ह. उठवील; ते.-तोंड पसरून इत्वाएलास गिळून 
-दाकितील, इतके झालें तरी त्याचा क्रोध शमला नाही, 
त्याचा हात अजून उगारलेला आहे. 
१३ तथापि लोक आपलें ताडण करणाऱ्याकडे 
. फिरत नाहींत, सेनाधीह परमेश्वराला शरण जात 
नाहींत; १४ म्हणून परमेश्वर इखाएलांचें ज्ञीरी व 
शेपूट, तालवृक्षाची झावळी व लव्हाळा हीं एका 
दिवसांत छेदून .टाकीळ, १५ वडील व सन्माल्य पुरुष हा 
शीर; असत्य “दिक्षण देणारा संदेश ह्या ज्रेपू.. १६ या 
लोकांचे नेते त्यास बहकबिणारे झाले आहेत; व त्यांचे 
-अनुगामी म्रासून टाकण्यांत आले आहेत. १५७» ह्यामुळें 
प्रभु त्यांच्या तरुणांवर प्रसन्न -होत नाहीं; त्यांचे. अनाथ 
व बिधवा यांचा. त्याला कळवळा येत . नाहीं; कारण ते 
सवे. अथसी व. कुकरमी आहेत; प्रत्येक मुखांतून 


धर्मनिंदा निघते. इतके - झाळें..तरी त्याचा. क्रोध शमला ' 
| नासधूस .करावी, बहुत राष्ट्रांची कत्तळ करावी. हेंच 
9८ दुंश्‍्ता 'अभीसारखी पेट घेते; ती...कांटेकुटे व 


नाही..त्याचा. ददात अजून :त्गारळेला आहे. 
क्टिझुडपें- खाऊन . टाकिंते; 'वत्तांतील:झाडींतहि..ती पेट 


_ > घेते>.त्यांच्या धुराचा. लोळ वर. चढतो; .१९ . सेनाधीश्य 
, परस्ेश्वरांच्या क्रोधाने भूमे जळून. खाक. झाली आहे; 


शोकद्वि.. जसे. काय अमीलडा... सरपण झाले आहेत. 


आपल्या . भावालाहि. कोणी सोडीत नाहीं. २० ते. 


उजवीकडे लचके तोडितात. तरी 'भुकेळेळे राहतात 
ते. डावीकडे खातांत तरी त्यांची तेफझि होत नाहीं. 
प्रत्येक जण आपल्याच बांईूर्चे मांस खातो; २१ मनळी 
एफ़राइमाला खातो, आणि एफाडेम॑ .मनरहशाला खातो. 
ते दोघे मिळून यहूदाचा विरोध करितात. इतकें 
झालें तरी त्याचा क्रोध शमला नाही, त्याचा हात 
अजून उगारलेला आहे. 
१ जञे अन्यायाचे निर्णय करितात व जे 
९ ७ लेखक उपद्रवकारक ठराव लिहितात त्यांस 
धिक्कार असो. २ ते दाद मागणाऱ्या दुबळ्यांस 
धुडकावून लावितात व' माझ्या प्ररजेतल्या . गरिबांचे हक 


बुडवित्तात; ते विघवांस लळटितात व॒पोरक्यांस : 
नागवितात. ३ पारिपत्याच्या दिवशीं व दुरून नाश-. 


कारक वादळ येद्वेळ: तेव्हां. काय कराल? तुम्ही 
साहाय््या्थ कोणाकडे घाव घ्याल £ आपलें ऐश्रर्य कोठे 
ठेवून जाल? ४ बंदिवानांच्या पायांशी दबून राहणे व 
वध झालेल्यांच्या खालीं पडून राहणें याशिवाय त्यांना 
दुसरी गति नाहीं. इतकें झालें तरी त्याचा क्रोघ शमला 
नाहीं, त्याचा हात अजून उगारळलेला आहे. 


५ जो माझ्या क्रोधाची काठी. आहे, ज्याच्या 
हातांतील सोटा माझा कहर आहे त्या अळछारात थिकार असो. 
६ म्ही त्यास अधमी राष्ट्रावर पाठवीन. माझ्या कोघास पात्र 
झालेल्या. लोकांची कूट हरण करावी, त्यांनीं. छबाडलेल्या 
अत्तेचा अपहार करावा व त्यांस .. रस्त्यांवरील 
चिखलाप्रमाणे तुडवावें, ..अशी त्यांच्यासंबंधारने . त्यास 
आहा करीन. ७ तथापि त्याचा विचार _ कांही असा 
नाहीं, त्याच्या मनाचा. समज असा. नाही; कारण : केवळ 


त्याच्या. मनांत आहे. ८ तो म्हणतो, माझे सर्वे. सरदार 
राजे नाहींत काय? ९ कालनो ककेमीशासारखे, हृमाथ 
अपोदासारखे, व झोमरोन दिमिष्कासारखें नाहीं काय £ 
१० मूर्तिपरायण राज्यें माझ्या हातीं . लागलीं आहेत 
त्यांच्या कोरींव . मूर्ति तर यरुदलेम व शोभरोन 
यांच्या मूर्तीपेक्षां अधिक होत्या; ११ म्हणून शोभरोन 
व त्यांतील मूर्त यांचें मीं केलें तसें यरुशलेम व त्यांतील 
मूर्ति योचे मी करणार नाहीं काय 

“१९ यास्तव प्रभूने सीयोन डोंगर व यरुदालेम यां- 
संबंधनें आपलें समम्र कार्य समाप्त केल्यावर असें होईल 
को अळ्ारचा राजा याच्या मनांतील गर्वांचा परिणाम 
व त्याच्या उन्मत्त दृष्टीचा दिमाख यांचा बदला मी 
घेईन. १३ कारणे तो म्हणतो, माझ्याच बाहुबलार्ने व 
माझ्या स्वतांच्या अकलेने हं मी केलें आहे; मी चतुर 
आहें; मीं राष्ट्रांच्या सीमा फिरविल्या आहेत व त्यांची 


| भांडारे लटिलीं आहेत; बलाढय वीराप्रमाणे मीं तक्तांवर 


बसलेल्यांस ओढून काढिले आहे; १४ पक्ष्याच्या कोट्या- 
प्रमाणे राष्ट्रांचे धन माझ्या हातीं लागळें आहे; पक्ष्यांनी 


| टाकून दिलेलीं अंडी कोणी गोळा करितो त्याप्रमाणे 


७१३६, 


यदाया | अ० १५०:१४-११३५७. 


संकै/प्रथ्वीः मी. हस्तगत केली - लेव्हां कोणीं पंख 
... फैडफडाविळे. नाहींत, तोंड उघडिलें नाही, चिवचिव 
केलें. नाहीं. १५ कुऱ्हाडीने तोडणाऱ्यापुढें कुऱ्हाड 
घमेंड करील काय £ करवत, आपणास चालविणाऱ्या- 
पुढे, . आढ्यता मिरवील काय ? सोवय्यानें, आपणास: 
हातीं धरणाऱ्यास, गरंगर फिरवावे; काष्टानें, काष्ठेतरास 
उचलावे; तसें हें आहे. 

१६ यास्तव प्रभु, सेनाधीश प्रभु, त्याच्या पुट जनांस 
रोडपणा आणील; त्याच्या वैभवाखालीं, अभिज्वालळे- 
सारखी ज्वाला भडकेल. १७ इस्राएलाची ज्योति अभ्नि 
होल, त्याचा जो पवित्र प्रभु तो ज्वाला होईल; एका 
दिवसांत त्याचे काटेकुटे व कांटेझुडपें तो जाळून खाक 
करील. १८ तो त्याच्या वनोपवनांचा देह व आत्मा 
यांची शोभा नष्ट करील. रोगी क्षीण होत जातो 
त्याझमाणें त्याची स्थिति होईल. १९ त्याचे वनदृक्ष 
थोडे उरतील, ते मुलासहि टिपतां येतील, 

२० त्या समयी असे होईल. कीं इत्माएलाचा. अवदोष. 
याकोबाच्या घराण्यांतील बचावलेळे, आपणांस ताडण 
करणाऱ्याचा यापुढें आश्रय धरून राहणार नाहींत; तर 
थरमेश्वराचा, इल्लाएलाच्या पवित्र प्रभूचा, आश्रय ते 
- खऱ्या मनानें . करितील. २१ अवक्षेष, याकोबाचा अव- 

शेष, समर्थ . देवाकडे परत येहेल. २२ कारण हे इत्वा- 
एला, तुझे लोक समुद्राच्या रेतीइतके असले तरी त्यांचा 
अवशेष मात्र -परत येडेळ; न्यायाने परिपूर्ण असा 
प्रलय. नेमिला आहे. २३ कारण प्रभु, सेनांधीश परमे- 
. श्वर, सवे. देशभर नेमिळेला प्रय आणीत आहे... 

२४- यास्तव प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर, म्हणतो, हे 
माझे सीयोननिवासी प्रजे, अश्र मिसराप्रमाणे-- तुल्य 

दंडानें ताडन . करील. व तुजवर सोटा : उचलीळ, तस. 





होंडेळ कीं तुझ्या खांद्यावरून त्यांचा भार. ..व; तुझ्या. 
'माजेवरून त्याचें जू . निघेल आणि तुल्य :पुष्टतेसुळें 
ते मोडून जाईल. . 

२८ तो अयाथास आला, मिम्नोनांतून. पार गेला 
मिंखमाझ्यांत त्यानें आपला सरंजाम ठेविला आहे; 
२९. ते घारांतून पार गेले; गेबा येथें सुक्ताम करूं असें 
ते. म्हणत आहेत; रामा थरथर कांपत आहे; शोलाचा 
गिबा पळून जात आहे. ३० गट्लीमेच्या. कन्ये, 
मोठ्याने हेल काहून ओरड ! हे लईश्या, कान दे! 
बिचारे अनाथोथ ! ३१ मदमेना पळत. आहे; गेबी. 
मांतील :रहिवासी पळ काढण्यासाठी आपली .मालमत्ता. 
गोळा करीत आहेत. ३२ त्याचा आजचा सुक्काम 
.नोबास आहे; तो सीयोनकन्येच्या डोंगराला, यरूशलेमा- 
'च्या टेकडीला, हातानें धमकावीत आहे. 

३३ पाहा, प्रभु सेनाधीश. परमेश्वर खांद्या भयंकर 
- | झपाव्याने.. छाटीत. आहे; उंच बाढलेलीं खोडे तोडून 
टाकिलीं जात आहेत; उन्नत नीच होत आहेत. ३४ तो 
लोखंडालें .. वनांतठीं झाडें तोडीत . आहे; लबानोन 
प्रताप्याच्या. हातून पतन पावत आहे. 
-. '?”_१ हूझायाच्या 'बुंधाला धुमारा. फुटेल 
९ १ लाच्या मु्ळंतून फुटळेली शाखा. फळ देईल 

२- परमेथराचा आत्मा, :सुज्ञानाचा व समंजस 

पणाचा आत्मा, सुर्सकल्पाचा ब सामर्थ्याचा आत्मा, 
परमेश्वराच्या ज्ञानाचा व भयाचा आत्मा त्याजवर' 
राहील; ३ परमेश्वराचे भय ' त्याला सुगंघमय होईल; 
'तो डोळ्यांनी पाहील तेवढ्यावरूनच. न्याय करणार नाही, 
कानांनी ऐकेल तेबढ्यावरूनच तो निर्णय करणार नाहीं; 
४ तर तोः दुबळ्यांचा न्याय नयभाथतेनेंजकर्तल, एवीवरीत 
1 दीभांच्या आदाच्स यथार्थ निर्णय करील; तों :आपल्या 
त्याला भिऊं नको. २५ कारण थोडक्याच 'काळानें तुन. | मुखरूप वेश्राने पश्वीस -ताढथ करील; आपल्या सुखाच्या 
खरचा माझा कोप शमून साझा कोघ त्याच्या -नाशास अडृत्त | फुकारांने . दुलेनांचा - संहार: करील. ५ -भार्गिकता त्याचें 
होल. २६ ..ओरेब .. खडकाजबळ. ,सिद्वानतही धकहकू:; वेळल. द सत्यता:त्यावाःकह्बंद होहेळ. :< १: :> £ 



























अ ११:७-१३: १७ 





एंकत्र बसंतीलं; सिंह बेलाप्रमाणे कडबा खाईल. ८ तान्हे 
चाळ नागाच्या - बिळाजवळ खेळेल, थानतुटें * मूल 
फुरशाच्या बुबुळाला हात लावील, ९ माझ्या सगळ्या 
पवित्र डोंगरावर ती उपद्रव देणार नाहींत व नासधूस 
करणार नाहींत; कारण सागर जसा जलपूर्ण आहेः तकी 
परमेश्वराच्या ज्ञानाने पृथ्वी परिपूर्ण होईल. - 

१० त्या समयीं असें होईल कीं राष्ट्रांकरितां 
घ्वजवत उभारिलेल्या इशायाच्या . धुमाऱ्याठा राष्ट्र 
शरण येतील; त्याचें निवासस्थान. गौरबयुक्त होईल. . 

११ :त्या समयीं असें. होईल कीं अश्रू; मिसर, 
पश्चोस, : कूश, *- एलाम,. शिनार, हमाथ व' समुद्रतीरींचे 
प्रदेश येथून प्रभु आपल्या लोकांचा अवशेष आपल्या. 
हातानें खरेदी करून दुसऱ्याने सोडवील. १२ तो 
राष्ट्रासाठी निशाण उभारील, वं एथ्वीच्या . चारी दिशा 
कडून . इलखाएलांतल्या ' घालवून. दिलेल्यांस एंकवट 
करील व" यहूदातिल्या परागंदा  झालेल्यांत गोळां 
करील. ' १३. एफाइमाचा मत्सर नाहींसा ' होईल,- 
यहृद्याचे. वैरी: उच्छेद पावतील, -एफ़ाइम यंहूय्याचा हेवा 
करणार नाहीं जर. यहुंदाः एझोइमॉशी विरोध  करणॉर 
नाही. १४५ ते. पश्चिमेकडे पलिष्ट्यांच्या खांद्यावर 
( खाढाटीवर ) .झडप . घालितील; ते एकत्र होऊनः पूर्व 
देशीथॉस छरितील; :अदोम : व *:मवाब: यांस. हस्तगत 


करित्तील; ' अम्मोनी त्यांस वश होतील, :१५- परमेश्वर 


मि्री : ससुद्राची खाडी- भट करील; तो “आपला 
उत्पन. श्वास- सोडून आपला हात नदाबर ( फरातावर्‌ ) 


परंजील;-त्मावर' अहार -करून:'त्मत्चे सात फाठे--करील; 


१६:-मिसर ' देशांतून निघण्याच्या ' वेळी: इल्लाएलास 
रमार्ग- झाला. तसा. त्याच्या अवशिष्ट 'लोकांस 
अश्शुरांकून "निघून: जाग्रयास हमरस्ता होईल. 


५ > कृत्या दिवशी: तू. म्हंणजील हे परमेश, | 
१ ९ ठा मी धन्यबाद>करिंतो ” कारण' तू मजवर | 


कोप केला होता, तो. तुझा कोप शमला आहे व 
तू. माझें सांत्वन : केळे आहे. २. पाहा, देव. मासे 
तारण आदे;. मी भाव धरितो, भीत. नाहीं; -कारण 


' प्रेम परमेश्वर माझें बळ व. गीत आहे; तो मळा. तारण 


झाला आहे. २ तेव्हां तुम्ही तारणकूपांतून उल्लासार्ने 
पाणी काढाल, ४ त्या दिवशीं तुम्ही म्हणाल, परमे- 


. श्वराचा धन्यवाद करा, त्याच्या नामाचा जयघोष करा, 


राष्ट्रांमध्ये त्याचीं कृत्यें विदित करा, त्याचें नाम थोर 


* | आहे अक्षी वाखाणणी करा. ५ परमेश्वरापुढे गायन 


करा कारण त्याची करणी प्रतापमय आहे; हें सवे 
पृथ्वीवर विदित होवो. ६ अगे सीयोननिवासिनी 
जयघोष कर, गजर कर; कां की इत्वाएलाचा पवित्र प्रभु 
तुझ्य़ाठायी थोर आहे. 


१. खयांबेलांविषयीं आमोजाचा पुत्र यशया 
छे याला इृटांतांत प्राप्त झालेली देववाणी 
“ २ उंघड्या' डोंगरावर ध्वज उभारा, लोकांस 
मोठ्याने हाका मारा, हाताने खुणावा म्हणजे ते सर- 


- दारांच्या वेशींत प्रवेश करितील. ३ मी आपल्या पवित्र 


केलेल्या जनांस आज्ञा केली आहे, माझ्या क्रोधास्तव 
माश्या वीरांस, अभिमानाने उल्लास पावणाऱ्या माझ्या 
जनांस मीं बोलाविळें आहे. ४ ऐका, एकाद्या मोग्या 
राष्ट्राच्यासारखा गोंगाट डोंगरांवर होत आहे, एकत्र 


' झालेल्या राष्ट्रसमूह्माचा गलबला होत आहे; सेनाधीश परमे- 


श्वर युद्धासाठी सैन्याची' पाहणी करीत आहे. ५ ते. वूर 
देशांतून, दिगेतांपासून. येत आहेत; परमेश्वर “व त्यांचीं 
क्रोघशक्रें देशाचा विध्वंस करावयास येत' आहेत. 

६ आक्रोश करा; परमेश्वराचा दिवस समीप आढळा 


यांनीं दुःखकर झालेला असा परमे- 
आहे; तो देर उजाड कलून-सोडील, 
त्यांतील -पॉतक्यांचा. संहार करील. 4० आकाझांतीर् 


"१ झुळांतः्याह यावे 7. 


३३८. 


याया 


अ० १३५१०-१४:१६ 





तारे व नक्षत्रे आपला प्रकाश देणार नाहींत; सूर्य 


उद्य पावतांच . काळाठिकर पडेल, चंद्र आपला प्रकाश 
देणार नाही. ११ मी जगाचे त्याच्या दुष्टतेबददह व 
पातक्यांचें त्यांच्या अन्यायाबद्दद पारिपत्य करीन; 
गारवष्टांचा दिमाख बंद करीन, जुलम्यांचा तोरा. उतर- 
बीन. १२ पुरुष उत्कृष्ट सोन्याहून दुर्मिळ करीन, मानव 
ओफौराच्या शुद्ध सोन्याहून दुर्मिळ करीन. ११२ मी 
आकादा कंपायमान करीन व पृथ्वी स्थानभ्रष्ट होईल; 
सेंनाधीश परमेश्वराचा कोप व त्याच्या तीव्र क्रोधाचा 
दिवस ह्यांसुळें असें होईल. १४ हुसकलेला हरिण, 
मेंढपाळावांचून मेॅंढरांचा कळप, ह्यांसारखे ते होतील 
ग्रत्येके जण आपल्या लोकांकडे घाव घेईल; प्रत्येक 
जण आपल्या देशाकडे पळून आईल. १५ ओो कोणी 
सांपडेल त्याला भोसकतील; ज्या कोणाला पकडतील 
तो तरवारीने पडेळ. १६ त्यांच्या डोळ्यांदेखत त्यांची 
तान्ही बाळे ते आपटून मारितील; त्यांचीं घरे छट- 
तील; त्यांच्या शिया भ्रष्ट करितील, 

१७ पाहा, मी त्यांजवर. मेदी लोक उठबीन, ते सप्याची 
परवा करणार नाहींत व सोन्याने खुष होणार नाहींत. 
१८ त्यांची घनुष्ये तरुणास पाडितील; ते पोटच्या 
फळावर दया करणार नाहींत; त्यांचे नेत्र मुलांची 
कींव करणार नाहींत, १९ तेव्हां राष्ट्रांचा मुकुटमणि, 
खास्दी लोकांच्या ऐश्वर्याचे भूषण असा जो बाबेल 
'ह्याची, सदोम व गमोरा यांचा देवाने सत्यनाह केला 
तेव्हांच्यासारखी, स्थिति होईल. २० त्यांत पुनः 
कधीं वस्ती होणार नाहीं, पिढ्यानपिढ्या त्यांत कोणी 
राहणार नाहीं; अरब आपले तंबू तेथें ठोकणार नाहींत; 
मेंढपाळ आपले कळप तेथें. बसविणार नाहींत. 
२१ तेथें वनपश्ठु बसतील; त्यांच्या घरांत घुबडे भर- 
तील; शझहार्ग तेथे राहतील; बोकडाच्या रूपाची 
पिश्याचें तेथें नाचतील; २२ रानकुत्री. त्यांच्या किल्ल्यांत 
कोल्ही त्यांच्या मनोरम महालांत ओरडतील; तिचा 
काळ जवळ आला आहे; तिचे आयुर्दिन वाढणार नाहींत. 

१ कारण  याकरोबावर परमेश्वर दया 
६ ७ करीळ तो पुनः इद्लाएलास निवडून घेईल, 
त्यांस त्यांच्या स्वदेशांत वसवील; . त्यांला परके 


,येळन मिळतील; ते. याकोबाच्या घराण्याशी ल्ग्द्न 


राहतील. २ विदेशी लोक त्यांस नेऊन स्वस्थानी 
पोंचवितील; आणि इस्लाएलाचें धराणें परमेश्वराच्या 
भूमींत त्यांस दासदासी करून ठेवील; ज्यांनीं त्यांस 
बंदिवांन करून नेलें होतें त्यांस ते बंदीत ठेवितील; 
असे ते आपणांस पीडणाऱ्यांवर स्वामित्व करितील. 

-. ३ ज्या दिवशीं तुझी "डा, चिंता व तुजवर लाद- 
लेळें कठीण दास्य यांपासून परमेश्वर तुला आराम देईल, 
४ त्या दिवशीं असें होईळ कीं बाबेलच्या राजासंबंधानें 
हें कवन तूं म्हणशीठ: पीडगारा कसा नाहींसा झाला! 
पिळून काढणारी नगरी कशी नष्ट झाली आहे ! ५-६ जो 
क्रोधाने लोकांचें सतत ताडण करीत असे, जो कोपानें 
अनिवार छळ करून राष्ट्रावर सत्ता चालवीत असे, तो 
दुर्जनांचा सोटा, अधिपतींचा दंड, परमेश्वराने मोहून 
टाकिला आहे. ७ सर्वे एथ्वी विश्राम पावली आहे, 
शांत झाली आहे; लोक गाण्याचा गजर करीत आहेत. 
८ सरूची झाडें व लबानोनावरील गंधसरू तुजमुळें 
हर्षित होऊन म्हणतात, तूं पडलास तेव्हांपासून आम्हां 
वर कुऱ्हाढ चालविणारा कोणी येत नाहीं. ९ खाली 
अधोलोकांत तुझ्या स्वागतार्थ गडबड उडाली आहे; 
लो. तुजसाठी ए्थ्वीवरील मरून. गेठेल्या सवे प्रमुखांस 
जागत करीत आहे; राष्ट्रांच्या सवे राजांस . त्यांच्या 
त्यांच्या सिंहासनांवरून उठवीत आहे. १० ते सर्व उठून 
तुला म्हणतात, तूंहि आम्हांप्रमार्णे निबेळ झाला आहेस 
काय £ तू आमच्यासारखा बनला आहेस काय १ 
११ तुझा. डामडौल, तुझ्या सारंग्यांचा नाद अधोलोकांत 
उतरत आहे; तुझ्याखाली छमींचें अंथरूण झालें आहे, 
आणि वरून तुला कीटकांचें पांघरूण झालें आहे. 

१२ हे देदीप्यमान तार्‍या, प्रभातपुत्रा, तू॑ आकाशांतून. 
कसा पडलास ! रा्रॉस लोळविणाऱ्या, तुला धुळींत कसें 
टाकिले |! १३ जो तू आपल्या मनांत म्हणालास, मी 
आकाश्यांत चढेन, देवाच्या तारागणाहून माझें. सिंहासन 
उद्य करीन, उत्तर भागांतील देवसभेच्या परवेतावर 
मी विराजमान होईन; १४ मी मेघांवर आरोहण करीन, 
मी परात्परासमान होईन; १५ त्या तुला अधोलोकांत, 
गर्तेच्या अधोभागांत टाकिळें आहे. १६ जे तुला पाह. 


३३९ 


अ० १७४१६-१५:६ . 





तीळ. ते :तुलाः निरखून .मनांत म्हणतील. कॉ. ज्यानें 


का. पुरष ? १७ ज्यानें. जगाचे रान केलें, त्यांतील 
नगरांचा विध्वंस केला, व आपल्या बंदिवानांस मुक्त 
करून धरीं जाऊं दिलें नाहीं. तो हाच का पुरुष £ 
१८ राष्ट्राचे राजे सगळे आपआपल्या धरीं. गौरवाने 
निद्रिस्त आहेत; १५ पण तुला फेकून दिलेल्या खांदी- 
_ प्रमाणे आपल्या थडग्यापासून दूर्‌: झुगारून 'दिळें आहे; 
वषिलेले, .. तरवारीने  विघिलेळे, .गर्तेच्या : :चोंड्यांमर्च्ये 
पढलळेळे यांनीं दू. वेष्टिला आहेस. पायांखालीं. तुढविलेल्या 


मढ्यासारखा तूं झाला आहेस. २०: त्यांच्याबरोबर तुला |. 
'सीयोन स्थापिठें आहे; त्याच्या ळोकांपैकी दीनदुबेळ 


मूठमाती मिळणार नाहीं, कारण तू." आपल्या. देशाची 


नासघूसः:-केली द आपल्या प्रजेचा वध केळ;'कुकम्योच्या 


वंशाचे नांत कधीं . मार्गे: उरणार नाही. 

.* २१ वडिलांच्या दुष्केमोस्तव त्याच्या पुत्रांसाठीं वधस्थान 
सिद्ध करा, म्हणजे ते उदयास: येऊन देंदा जिंकणार नाहींत, 
पृथ्वीचा: पृष्ठभाग -नगरांनीं व्यापून टाकणार नाहींत. २२ मी 
त्यांजवर उठेन; असें सेनाधीदा परसेश्वर म्हणतो; बावेशचें 
चांव ब अवशेष, त्यांचे पुत्रपौच्न मोचा मी समूळ - उच्छेद 
करीन. असें परमेश्वर म्हणतो. र तो'साळूचें वतन: व 


थाणथळे' होडेल असेहि मीः करीन; नाहछूप न्झाईूंनें मीः 


त्यास - झाडून :टाकीन असें सेमाधीश' परमेश्वर < महणतो. 


वाखरी प्राप्त झाली : 
पृथ्वी थरथर कांपविली व॒ राज्ये डळमळविलीं तो हाच | - 


२९ हे समम्र पलेशेथा, तुला मारणारा सोरा 
मोडला आहे म्हणून आनंद करू नको, सापाच्या 
मुळांतून फुरसें निघेल, त्याचें फळ उडता” आग्या 
साप - होडेलळ. ३० ग्रिबांतळे गरीब पोटभर खातील; 
गरजवंत सुखानें झोप घेतील; तुझें मूळ मी श्ुघेने 
मारीन; व तुझा अवशेष वधितील. ३१ अगे वेशी, 
हायहाय कर; अगे नगरी, ओरड; हे पलेरेथा, तूं 


सर्वस्वी वितळून जाझील; कारण उत्तरेकहून धूर येत 


आहे; त्याच्या सैन्यापैकीं कोणी चुकून मार्गे राहणार नाहीं. 
३२ राष्ट्राच्या जासुदांस काय उत्तर द्यावें £ परमेश्वराने 


त्यांत आश्रय करून आहेत. 


१-मवाबाविषयींची देववाणी 

१९९ एका "रात्रींत| मवाबाचें आर उजाड झालें, 

नष्ट झाटे; एका. रात्रींत मवाबाचें कीर उजाड 
झाळें,--नष्ठ झालें. २ बडेथ व दीबोत उद्स्थानीं विलाप 
करण्यास -र्‍वढहून जात आहेंत; :नबो व मेदधा यांवर 
जाऊन: मवकाब . आक्रंदन करीत आहे; . सर्वाची डोकी 
सुंडिळेली आंहेत;. प्रत्येकाची दाढी काढिलेली आहे. 
३ : आपल्या पेठांत. ते गोणताट नेसून आहेत; आपल्या. 


:| धाल्यांवर व शोकांत ते. सगळे आकांत करीत आहेत; 


२४. सेनाधीस परमेश्वर -दापथ काहून महणाला' आहे 
कीं,:, मीं कल्पिळें तसें होईलच: मीं. योजिळें तसें 
घडेळच;, .२५ . मो. आपल्या :देशञांत अश्ारचाः.चुराढा 
करीन, माझ्या पवेतांवरं * त्यााः: सायांखाली तुडवीन, 


तेव्हां त्याचें जू त्यांजवरूनं निवेश: त्यांच्य सांचांवरून 


त्याचें ओझें उतरेल. २६ सर्व पृथ्वीविषयी योजिलेला 
संकल्प हाच आहे; सवे राष्ट्रांवर उगारिळेला हात हाच 
आहे. २७. सेनाधीश परमेश्वराने संकल्प केला. आहे 
तो कोणाच्यानें. रहृ करवेठ १ त्याचा हात उगारलेला 
- आहे तो कोगाच्यानें मागें आणवेल ? 


अक्ठु ढाळीत 'आहेत. ४. हेशबोन व एलाळे हीं. ओरडत 

रेत; याहसापर्यत त्यांचा. आक्रोश ऐकूं: जात भाहे; 
यास्तव मवाघाचे हत्यारबंद लोक आरोळ्या देत आहेत; 
त्याचा जीव घावरा झाला आहे; ५ माझे हृद्य मवाबा- 
विषयीं: आक्रोश करीत आहे; त्याचे सरदोर सोअर 
नगर, एगलाथ-दालिशीया येथवर पळून गेले आहेत; 
दहीथ चढणीवर ते रडतरडत चढत आहेत; 
द्ोरोनाइमाच्या वाटेवर नाह झाल्याची आरोळी ते 
करीत आहेत. $. निब्रीमाचें पाणी आटले आहे; गवत 


वाळून गेळें आहे; झाडपाला सुकून गेला आहे; हिरवळ गेळें आहे; झांडपाला सुकून गेळा आहे; हिरवळ 
4. अथवा £ पळाळेळे लोक तीन वर्षाच्या काळवडी: 


२८ आहाज राजा मरण :पाबठा त्या वर्षी ही . देव- | प्रमाणें सोअरापर्यंत निघून गेळे आहेत. 


१७४० 


अ १५४६-१९४५. 





नाहीशी झाली आहे. ७ यास्तव त्यांनीं वांचविलेळें व 
सांठविळेळें घन ते वाळुजांच्या ओहळापलीकढे नेत 
आहेत. ८ कारण मवाबाच्या प्रदेशांत चोहोकडे आरडा- 
ओरड झाली भाहे; त्यांचे आकंदन एम्लाझ्मापर्यंत 
त्यांचा आकोश बैर-एलीमापर्यंत ऐकू जात आहे. 
९ दीभमोनाचे जलप्रवाह रक्ताने भरळे आहेत; आणि 
दीमोनावर मी आणखी 'आअरिषठ्ठ आणणार; मवाबाच्या 
बांचळेल्या टोकांवर व देशांतील अवषिष्ट, लोकांवर 
एक सिंह आमणार. - 

:. १ अधिपतीस पाठवावयाचा कोकरांचा. नज- 
१४६ राणा- तुम्दी : रानाजवळचें सेला येथून सीयोन- 

कन्येच्या पंवैताकडे . रवाना करा. २ कारण 


६. मबाबाच्या गर्वाविषय्री आम्ही ऐकून आहों; तो 
मोठा. अभिमानी आहे; त्याचा उन्मत्तपणा, त्यांचा 
गर्वे व त्याचा क्रोध, यांविषयी आम्ही ऐकून आहों 
त्याची बढाहे निर्थक आहे. ७ यास्तव मबाब 


स्वतःविषयी विलाप करील, सर्व लोक झोक करितील 





दशी खतास! कल 7ौ:-देकेनचे? मे हे (तची 
सिन्मेच्या द्राक्षरता ' ही? सुकून” गेली. भेहित! राष्ट्रांच्या | 


हे एलाळे, मी आपल्या अश्रूंनी तु्ांला न्हाऊ घालीन 
कारण उतन्हाळ्यांतीक तुझ्या फळांच्या व पिकांच्या 
हंगामाच्या वेळीं रणशब्दे. कानीं पडला. १० सुपीक 
मळ्यांतला आनंद व उल्लास नाहींसा झाला; द्राक्षीच्या 
मळ्यांत गायनाचा व. हषषांचा गजर होत नाहीं; द्राक्ष 
कुंडांत द्राक्षे तुढवून कोणी . द्राक्षारस काढीत नाही; 
द्राक्षांच्या. हंगामांतला उत्संवशब्द मो बंद. केला 
आहे... ११. ह्यामुळे. माझी आंतडीं मवाबासाठीं, माझें 
काळीज. कीर-ह्रेसासाठीं. वीणेप्रमाणें नाद करीत आहे. 
१२. मवाब देबद्शन घेहेलळ आणि उंच स्थानीं रहून 


, । रहृन. थकेठ; देवघरांत प्रार्थना करावयास जाईल . तरी 


त्याचें. कांहीं चाळणार नाहीं. 
4१२ मवाबाविषयीं गतकाळीं परमेश्वराने, जें... वचन 
दिळे- | विदित केठें. तें. .हें:.. १४ आतां - परमेश्वर. म्दणतो. 


साल्दाराच्या-- सुदतीश्रमाणें.. तीन. सर्षात मवाबाचे वैभव. 


; । त्याच्या सगळ्या-:. मोग्या - समुदायासह. . क्षीय होईल 


त्याचा अवद्दोष राहील,. पण तो अत्यल्प:: म्हणण्यासारखा 


१ दिमिष्कविषयींची देववाणी: . ... 

५७9 पाहा, दिमिष्क हें नगर या नांवाला मुकळें 
.. >. साहे; तें_ मोडतोडीचा ढीग. बनलें आहे. 
२ अरोएराचीं नगरें लोक सोडून गेळे आहेत; तीं गुरांच्या 
कळपांचीं ठिकाणे झालीं आहेत. ते तेथें बसतात. 
त्यांस भेढाविणारा कोणी नाही. २३ एफ़ाइमाची 
तटबंदी, नहत केट दिमिष्काचें राज्य व. अराभाचा अवद्षेष _ हीं 
ऱः इंक्षएलाच्या झॉली 


पु होर्ञ 220 पट. 










गूळ 


श्त्याः 


अधिपफ्तींनी तिच्या लंतोरचे अंकुर सुने टाकळे: आहेंत.!| क्षय पावेल, त्याचा पुष्ट देह रोड होहेळ. ५. कापणी 





१ 


कणसें काप्रितो तसें होईल; रफाईेम खोऱ्यांत कोणी 


उ४१ - 


अ० १७:५-१९;२ 


यशया 





कणसे टिषितो तसें होईल.: ६ तरी जैतून झाड 
हालविलें असतां त्यावर कांहीं फळें शिक्कक . राहतात, 


१. अरे, कुझांतील नद्यांपलीकडल्या फड- 


वरच्या फांदीवर दोनतीन व त्याच्या अगदीं बांहेर | ९ ८ फडणाऱया पंखांच्या देशा ! २ तो पाण्यावर 


पसरलेल्या बहुफल शाखांवर चारपांच राहतात, तसा 
त्यांचा शेष राहील, असें . परमेश्वर इस्राएलाचा देव 
म्हणतो. ७ त्या समयीं मनुष्य आपल्या उत्पक्नकर्त्याकडे 
पाहील; त्याचे डोळे इस्राएलाच्या पवित्र प्रभूकडे लागतील. 
<.. आपल्या हातांनी बनविलेल्या वेद्यांकडे : तो पाहणार 
नाहीं; आपल्या बोटांनीं घडिलेल्या अशेरामूर्ति व सूर्य- 
मूर्ति यांकडे तो पाहणार नाहीं. ९ त्या समयीं इद्लाएलाच्या 
भीतीस्तव सोडून दिलेल्या व उदध्वस्त झाळेल्या वनांतील 


आणि डोंगराच्या माथ्यावरील स्थटांप्रमाणे त्याचीं - तट- 


बंदीचीं नगरें होतील; ती उजाड होतील. १५ कारण 
तूं आपल्या. तारणकत्यो देवाला विसरलास व आपल्या 
आाश्रयाच्या दुर्गाचें स्मरण केलें नाहीं; म्हणून तं. मनो- 
रमे झाडांची लागवड केली व परदेश्षीये द्राक्षलतेची 
कलमे डाविठी; ११ तीं तूं लाविली त्या दिवशीं त्यांला 
तूं कुंपण' घातलें व लाविलेळें बीं दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं 
फुलावे. असें केळें; पण त्याचा हंगाम दुःखाच्या व 
दुःसह केशांच्या दिवशीं केराचा ढीग होईल.  . 

१२ अरेरे, बहुत राष्ट्रांचा केवढा हा गलबला ! 
समुद्राच्या गजनेसारखा ते गलबला करितात; केवढी ही 
राष्ट्रांची खळबळ ! ती महापुराच्या खळलळीसारखी' 
खळबळ कंरितात; १३ राष्ट्रं महापुराच्या खळ्खळोसारखी' 
खळबळ करितात; परंतु तो त्या खळबळीस प्रतिरोध 
करील व ती. नाहींशी होईल; डोंगरांवरचें भूस व वाव- 
र 'घूळ हीं वाऱ्यापुढें उडून जातात तज्ञी ती 
नष्ट होहेळ.. १४ संघ्याकाळीं पाहाळ तर थरकांप; 
पहाट झाली नाहीं. तों तिचा फडझ्या. जे आम्हांस छटि- 
तात त्यांच्या वांग्याला हें आहे; जे आमचा अपहार 
करितात त्यांच्या हिर्शाला हें आहे. 





१ अथवा: अदोनिस दैवताच्या झाडांची. 
२ अथवा: अन्य देवांच्या ब्राक्षलतेचीं. 


चालणाऱ्या ल्व्हाळ्यांच्या नावांतून जलमार्गाने 
वक्रील पाठवितो. त्ीघरगति दूतांनो, त्या उंच बांध्याच्या 
व तुळतुळीत अंगाच्या राष्ट्रंकडे. जा; ते लोक मूळ- 
पासूनच भयंकर आहेत. ते हुकमत चालविणारे व पादा- 
करांत करणारें रांट॒ आहे; त्याची भूमि नद्यांनी. विभा- 
गिलेली आहे. ३ अहो भूतलवासी अखिल जनहो, 
पृथ्वीवरील रहिवाऱ्यांनो, पर्वतांवर ध्वज उभारण्यांत येईल 
तेव्हां तुम्ही पाहा; तुतारी वाजविष्यांत येईल तेव्हां ऐका. 
४ परमेश्वराने मला सांगितलें कीं सूर्य प्रकाशत 
असतां स्वच्छ ऊन पढते. व कापणीच्या समयीं 
उष्णकाळीं दाहिंवरयुक्त अभ्र येते, तसा मी शांत 
राहून आपल्या निवासस्थांनांतून अवलग्कन करीन, 
७ कारण मोहर गळाल्यावर त्याच्या जागीं द्राक्षे येऊन 
पिकावयास लागतात तेव्हां हंगामापूर्वा तो कोयत्यांनीं 
डहाळ्या छाटीळ व पंसरलेल्या फांद्या तोडून टाकील. 
६  डोंगरांवरील अधाक्ी पक्ष्यांसाठी व देशांतील 
गुरांढोरांसाठीं त्या सवे पडून राहतील; त्यांवर अघाकी 
पक्षी उन्हाळा काढितील आणि देशांतील सवे गुरेढोरे 
हिंवाळा काढतील, ७ त्या समयीं उंच बांघ्याचे व 
तुळतुळीत अंगाचे लोक, मूळपासून भयंकर, हुकमत 
चालविणारे, पादाक्रांत करणारें, ज्या राष्ट्राची भूमि 
नद्यांनी विभागलेली आहे. तें, सेनाधीद परमेश्वराचे 
नाम दिलेल्या स्थळीं म्हणजे सीयोन डोंगरावर सेनाधीश 
परमेश्वराला स्वतांचा नजराणा म्हणून अपील, 


१ मिसर देशाविषयींची देववाणी : 
५९ परमेश्वर शीप्रगति मेघावर आरूढ . होऊन 
मिसराकडे येत आहे; मिसरांतील मूर्ति त्याज- 
समोर कांपत आहेत. आणि मिसराचें हृदय आंतल्या 
आंत विरघळत आहे. २ मी मिसरी मिसऱ्यांवर उठवीन; 
१ अथवा : परमेश्वराला नजराणा अपील. .: 


७४२. 


यशया . 





- :अंत्येक : आपल्या. भावावरोबर व प्रत्येके आपल्या 
झेआऱ्मावरोबर, नगर नगराशी,. राज्य राज्याशी लढेल. 
३ मिसराच्या अंगाची हिंमत खचेळ; त्याची 
: मसलत मी व्यथथ करीन; ते मूर्तीला, मांत्रिकांला, भूत- 
वैद्याला व गारुब्यांला प्रश्न विचारितील. ४ मी मिसर्‍्यांला 
- एका कठोर धन्याच्या हातीं केहेन; एक उप्र राजा त्यांज- 
वर सचा: करीळ, असें प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर म्दणतो. 

७ समुद्राचे पाणी आटून जाईल, नदी आहून 
कोरडी होईल, ६ नदीच्या फाठ्यांला घाण सुटेल; 
मिसर देशाचे कालवे बारीक होऊन सुकून जातील; 
बोरू व लव्हाळे खुकून जातील, ७ नीळ नदीजवळचीं, 
जील नदीतीरींची कुरणे व नील नदीच्या आसपासची सवे 
झ्ेती बाळू जाडेल व तीतील. संवे कांही विखरून नाहींसें 


वेतन घेऊन काम. करणाऱ्या सर्वांची मने खिन्न होतील 
- ११ सोअनाचे सरदार, फारोचे: शहाणे मंत्री 


ञँ 
डौ 
वळ 
शर 


निव्वळ 


डे 
वु 
नितीन 

11141114८0. 


8: 


डर 
शी. 


1; 


अडे - 


: ह. 


4 


2७३ 
च ्ठ य 


र अभ्य यकट्केचड . 
त्यामुळें ते. थरथर कांपतीळ व भयभीर्त; “होतीळ, 
१७ तेव्हां. यहूदाची भूमि मिसर देशाला भीतिं्रद - 
होई; तिचें मिसर देशाजवळ कोणीं नांव काढिल्यास 
तो भयग्रस्त होईल; सेनाधीश परमेश्वराने -- जो 
संकल्प त्याजविषयीं योजिला आहे. त्यामुळें असें .होईळ: 
१८ त्या. समयी. मिसर देशाची पांच नगरें कनान 


री $तै 
दहु 


1 


इ. 

नन, 
१: 
डव 


| 


| 


नट 


३4 


ब 
न! 
र्ग] 
1! 


ह. : 
कडू 





र 
क्क 


अं०-९०:२-२९:२ 
वेळीं ' आमोजाचा पुत्र थ्या : याच्या “द्वारे परमेश्वर 
म्ह॑णाला : जा, आपल्या कंबरेचें गोणताट सोहून टाक 
आपल्या पायांतला जोडा काढ. त्यानें तसें केलें; तो 
उघडा व अनवाणी' चालला. ३ तेव्हा. परमेश्वर 
म्हणाळा, “तीन वर्षेपर्यंत मिसर वः कूश यांस-चिन्ह व 
विस्मय व्हावा. म्हणून 'माझ्षा सैवक यशया उचडा व 





अनवाणी' चालला; ४ तसा अस्धेर देशाचा राजा मिसरां 
तील बंदिवानं व कुशाचे. हद्दपार केलेले तरण वः 


म्हातारे यांस उघडे, अनवाणी व उधल्या कुलर्धानी, 
मिसर देश फजीत व्हावा. म्हणून, घेऊन जाईल. ५ ज्या 
कुशाची त्यांनीं अपेक्षा केली व ज्या मिसर देशांची 
त्यांना घमेंड वाटली _ त्याच्यामुळे ते घाबरे 
-. ब रूखित होतील. ६ त्या संमर्यी या समुद्रतीरचे 


क्र 
ब 
् 
बु; 
6 
 ञै 
गि. 


१ 'दृक्षिणेकहून जदला. वॉवटळी  झंपाठ्केनें 
१४- येतात; त्से रानांतून, भयानक देशांतून, अरिष्ट 
येते. २ मला कष्टप्रद दृष्टांत झाला: आहे; छटेरू लटीत 
आहे, ठक ठकबाजी करील “आहे. हे एलाभा, चढाई 
कर; हे. माद्या, वेढा घाल; --त्याच्मामुळे लोक 
टाकीत असलेले सर्वे: ठसासे* स्री यांबवितों.. ३ हॅ 
पाहून . माझ्या कमरेस कळा लामेल्या. आहेत; : प्रसूत 
होणाऱ्या स्त्रीच्या वेदनांप्रमाणें मला : वेदना होत 


येत. नाहीं;:मी इतका घाबरलो. आहें. कीं मला दिसत: 
नाहीं.. ४. माझें ' हृदय धघडघडतें; . भीतीनें ..मी त्रस्त 


झालों आहें; माझी आवडती वेळ संघ्याकाळ मला 
कंपित करणारी झाली आहे. ५ ते. मेजवानीची 


तयारी :::करितात;; ते:; पह्यदेकदी :.. ठेवितात; खातात- डी 


पितात; : सरकादो,. . उंदा;. 5हाडीख- 5 तेळ- लावा: 
परसेश्वर :भशा 'बणाला:, जा:- एक: ऐेईकगारा ठेव. 











त्याच्या नजरेस पडेल तें त्यार्ने कळवावे. ७ रथ 
जोडीजोडीनें चालणारे घोडेस्वार, गाढवांवर ' बसलेले 
स्वार व सांडणीस्वार हे त्याच्या दृष्टीस पडले तेव्हां 
त्यानें अतिशथित उत्कंठेने कान लाविले. ८ तो सिंह- 
नाद करून म्हणाला, प्रभू , मी दिवसा बुरुजावर. एक-- 
सारखा उभा असतों, रात्रीच्या रात्री आपल्या चौकीवर 
काढितों. ९ तर पाहा, पायदळ, जोडोजोडीनें चालणारे 
घोडेस्वार येत आहेत; ते उच्च स्वरानें म्हणतात, बाबेल 
पढला हो पडला; त्याच्या देवांच्या सवे मूर्ति. जमिनीवर 
आपटून फोडिल्या. 8 

१० हें माझ्या मळलेल्या, माझ्या. खळ्यांतल्या धान्या,. 
इखाएलाचा देव, सेनाधीचा परमेश्वर, याजकडून जें मीं 
ऐकलें तें मीं तुम्हांस कळविलें आहे. 


११ दुभाविषगींची देववाणी 
सेहेराहून मला शब्द ऐकू येतो कीं जागल्या, रात्र 
किंती झाली £ जागल्या, रात्र किती झाली १ १२ जागल्या 


॥ म्हणाला, पहाट होत आहे, रात्रहि होणार; तुम्दांला 
4 समुद्रालतेच्या रानाविषयींची ' देववाणी : 


कांहीं बिचारावयांचें असेल तर विचारा; परत या. 


१३ भरबस्तानाविषयींची देववाणी! र 

ददानींच्या काफल्यांनो, तुम्हांस अरबस्तानांतील 
रानांत रात्र कंठावी लागेल. १४ तांन्हेल्यासाठीं पाणी 
आणा; तेमा देशांतील रहिबाइवांनो, -पळणाऱ्यांच्या 
भेटीस भाकरी घेऊन या. १५ तरवारी, उपसलेल्या 


तरंब्रारी, वाकविलेलें. धनुष्य व घोर संग्राम यांपासून 'ते 
' पळत आहेत. १६ कारण प्रभूने मरा असें. सांगितलें 
,आहे. कीं सालदाराच्या  सुदतीप्रमाणें एक वर्षीच्या 
'मुदतींत केदाराचे सर्वे वैभव लयास जाईल; १७ केदार 


देशांतील धनुधारी वीरांची संख्या. थोडीच उरेल 
कारण परमेश्वर, इद्माएलाचा देव, हें बोलला आहे. 


१ हषांताचें खोरें - याविषयींची 'देषवाणी : . 
. तुम्ही सर्व च्राब्यांवर चढलां त्या तुम्हांस. काय 
3०... "झाळें £ २ हे गोंगाटानें भरलेल्या, गजबजलेल्या 


७४४. 


यशया अ० २२९४२-२२१ 





शहरा, उत्सवशब्द करणाऱ्या नगरा, तुझ्यांतील वघ पाव- | : 
'हेळे. तरवारीने वघिळे नाहींत, युद्धांत मारिळे नाहींत. | : १५ प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर असें म्हणाला कीं जा, 
-.३- तुझे : सर्व सरदार एकत्र मिळून पळाले; धनुष्यास ।राजमहालांतील व्यवस्था . पाहणारा . कारभारी जो 
-बाण लाविल्यावांचून त्यांस बद्ध केलें; तुझ्यांतून. पळून । केबना त्याजकडे जाऊन असें म्हण: १६ येथें.तुझें 
जात होते त्यांपैकी जे हातीं लागले त्या सर्वास एकंत्र | काय आहे ६ येथें तुझें कोण आहे. १ तू आपल्यासाठी 
'आंधिलें: ४ ह्याकरिता मी म्हणालो, मजवरून आपंली दृष्टि  थडगें खोदविलें आहे; उच्वस्थळीं थडंगें खोदविलें आहे; 


फिरवा; मी भनस्वी रडणार आहें; माझ्या लोकांच्या 
कन्येचा नाश. झाला आहे; त्याबद्दल माझें. सांत्वन 
'करण्याचे श्रम घेऊं नका. न 

:_ ५ कारण दृष्टांताच्या खोऱ्यांत ह्या दिवस प्रभु, सेनाधीश 
परमेश्वर यानें गडबडीचा, पायमहीचा व घाबरण्याचा 
असा नेमिलेला आहे; या दिवशीं भिंती मोडतील आणि 
डोंगररांत आरोळ्यांचा प्रतिघ्वनि होईल. ६ एलामानें भाता 
घेतला आहे. पायदळ व घोडेस्वार हेहि त्याजबरोबर आहेत; 
कीराने ढालीची गवसणी काढिली आहे. ७ असें झालें आहे 


क्री. तुझी उत्कृष्ट खोरी स्थांनीं भरिलीं आहेत, व वेशीसंमोर ।' 


__ शोडेत्वार रांग धरून उभे आहेत. <. तेव्हां त्यानें 
- यहूदाची झापड 


'नगरीचीं भगदारडे पाहिली तीं पुष्कळ होतीं; तेव्हां तुम्हीं 


खालील -तळ्यांत . पाण्याचा 'संचय केला;:-.१० तुंही . 
अस्दालेमांतील घरांची मोजदाद कशन . तट मजबूत 


करण्यासाठीं घरें पाडिलीं. ११ जुन्या तळ्याच्या पाण्या- 


:साठीं तुम्हीं दोन भिंतींच्या मध्यें हौद केला; पण अ्याने. 
हें सवे केळें त्याजकडे लक्ष दिलें नाहीं; ज्याने हें पूर्वीच 


योजिले त्याजकदे' तुम्हीं दृष्टि लाविली नाहीं. 
-“<१२९ त्या 'सभयीं तुम्दीं रडावें;:शोक करावा, केस तोडावे, 
गोणताट नेसावें असें प्रभु, सेनाधीदा परमेश्वर यानें सांगितलें 
होतें; १३ पण पाहावें तों आनंद व हर्ष, बैल भारणें 
व मेंढरे कापणे, भांस खाणें व द्राक्षारस पिर्णे चाललें 
आहे; उद्यां मरावयाचें आहे म्हणून खाऊनपिऊन घेऊं 
या, असें ते म्हणत आहेत. १४ सेनाधीश परमेश्वराने 
माझ्या कानांत सांगितलें आहे कॉ तुम्ही मरावे 
ह्याशिवाय... या अन्यायाचें दुसरें प्रायश्चित खरोखर 
नाहीं, असें प्रमु, सेनाधीरा परमेश्वर, म्हणतो. 


दूर केली; त्या दिवशीं, तूं वनगृहांतील 
शत्नागाराकडे .. दृष्टि . लाविली-. ९ तुम्हीं. दाविदाच्या 


खडक कोरून तूं आपणासाठीं जागा केली आहे. १७ पाहा, 
परमेश्वर तुला बलवान्‌ पुरुषाप्रमाणें झुगारून देणार आहे; 
तुला : मगरमिठींत धरणार :, आहे. १८ तुझी .भोट 
.बांधून तुला चेंड्सारखें विस्तृत: प्रदेशावर फेकून देणार 
आहे; अरे स्वामिगृह्मस . कलंक . लावणाऱ्या, तेथें तुला 
मरण येईल : तुझे ऐश्वर्याचे रथ तेथेंच राहतील. १९ मी 
तुला तुझ्या. हुद्दयावरून-- काहून टाकीन; तो तुला. तुझ्या 
पदावरून खालीं ओढील. २० त्या समयीं असें होईल 


घराण्याच्या सवे. झाखा. व. प्रतिज्ञाखा, : पेचपात्रीपासून 
सरडेपर्यंत सगळी पात्रे, यांचा भार .त्याजर लटकून 
॥ राहील. २५ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशीं 
मजबूत ठिकाणीं . बसलेली खुंटी 'ढळेल; ती “कापली 
'जाऊन खालीं. पडेळ -व तीवरील भार छेदिला. जाईल; 


कारण परमेश्वर हें बोठला आहे. 

२३ तार्शीशच्या 'गलबतांनो, हायहाय करा; त्याचा. 
विध्वंस. झाला आहे; तेथें आतां. घरदार किंवा 

बंदर . राहिळें नाहीं; कित्ती लोकांच्या देशांतून त्यांस ही 


७४५ 


भ० २९३१-२४९ 


खबर कळली. २ ससुद्रतीरींच्या रहिवाऱ्यांनो, भीतीनें 
स्तच् व्हा; संसुद्रपयेटन करणारे सीदोनी व्यापारी तुला: 
ससद्ध करीत. ३ महासागरावरून'आलेलें शीहोर;थडीचें 


उत्पन्न, व नील नदीचे पीक हीं. त्याची . मिळकत : होतीं. 
ते शंहर राष्ट्रांचे पेठ झालें होते. ४ हे. सीदोना, फजीत 
हो; समुद्र, समुद्रदुगे म्हणत आहेः मीं वेणा दिल्या 
नाहींत, : प्रसवलो . नाहीं, तंश्‍ुणांस : वाढविले - नाहीं 
कुमारी 'छहानाच्या मोठ्या केल्या नाहींत; :: ५: मिसर 
देशास :: ही बातमी पोहचेल तेव्हां: ।-सोराच्या “ह्या 
-चतेमानानें, ते घोरांत पडतील: ' ६ तार्शीझास'निघून जा. 


, समुद्रतीरींच्या *रहिवाऱ्यांनो:-- हागह्ाय करा. :७ हेंच का. 
ठुमचें ' आनंदंपू णे नयर £ सें. अंति ' प्रांचींन काळापासून. 


वसलेळें आहे; त्याचें . पाय घसाहतीसाठी त्याला दूरदूर 
'हेऊनं मेळे 


८ सोरेर्‍्ही रांजमुकेरदात्री; तिच्रे व्यापारही सरदार, तिचे | 
* . 'उंदूभी जगातले महाजन; तिच्यांविश्द हे कोणी योजिले £ 
*<:सर्वे डामंडौलासं “बट्टा लागावा व: जगातील सवे महा 


_ आनाची अप्रतिष्ठा आ्हाची,” म्णून हे सेनांचीश : परमेश्वराने 


झेजिले आहे; १० अगे ताशरशिकन्ये, त नील-नंदीजभाणे. 


आपली मूमि व्यापून. दाक, तुला आतां. अटकाव. केरणीरा 
कटिबंध राहिला नाहीं. ११ वरमेखरासे :आपलाः: हॉल 


संमुंद्वावर”:“उगरिळ* "आहे; : त्यातें” राषट्टंस- थरथंर ।: 
कॉँपॅविळे॑ आहे; “त्याने: कॉनानार्सनंघाने “ओक्षी 'आजञा. 
केली आहे कीं त्यांचे दुग नष्ट करावे. १२*तो. म्हणाला, . 
हे कलंक लागलेल्या. सीदोनांच्यो कुमारिंके, तू इतःपर. आहे, 


उद्लासगार नोंहींस; कठ, .कित्ती लोकांच्या. देशांत निघून 
जो; तैथेहि' तुला थांरा मिळगार नाहीं. 
१२ खास्दयांचा: देश पाहा, तो. आतां रॉट नाहीं; त्यांची 


भूंनि अश्हुऱ्यांनी वनेचरांसाठीं सोंडिली आहे; त्यांनी-मोर्च | 
लावून तिचे महाठ जमीनदोस्त करून ती उद्ध्वस्त केली 


आहे. १४ ताीझच्या गल्बतांनो, हायहाय करा. तुमचा दुर्ग 
उद्‌व्वत्त केला आहे. .१५ त्या. काळीं. असें होईल की 
एकाच. राजाच्या 
होराची विस्सृति पडेल; सत्तर वर्षे संपल्यावर वेश्येच्या 
ह्या' गाण्यांत: सांगितल्याम्रमाणे सोराचे होई: १६ स्मरणां: 


इतकी म्हॅणजे सत्तर वर्षे । अ 





-तून गेळेळे -वेश्‍्ये, हातीं. किनरी चे, शहरभर वावर बो. २ पवुशतीतेच्या वास्सेने पतिला क ळन्वे लि न्नायं 
आंगलें वाजीव, पुष्कळ गा, म्हणजे तुझें त्मरण. राहील. 
१७:ही संत्तर- वर्षे गेल्यावर असें होईल कॉ परमेश्वर 


.सोरेचा समाचार घेईल; ती पुनः आपल्या कमाईकडे 


फिरेल; ती भूपृष्ठावरील. सवे राफ्ंशी व्यमिचार .करील, 
१८: तिच्या व्यापाराची प्राप्ति व तिची कमाई परमे- 


श्वरालां. समपून पवित्र होईल; तीं भांडारांत ठेवणार 


नाहींत; तिचा संचम करणार नाहींत; .तर जे परमे 
श्वराच्या सन्िध असतात त्यांस भरपूर खावयास 
मिळावे. व त्यांनीं उंची वरे ल्यावीं. म्हणून तिच्या 


.व्यापाराची प्राप्ति त्यांच्या क्रामी. लागेल. .: 


१ पाहा, परमेश्वर एथ्वी रिक्त करीत आहे, 

२१९४ तिला ओसाड करीत आहे, तिळा विरूप करीत 
आहे व॒तिच्या रहिवाइ्य़ांची दौणादाण' करीत 

; २. तेव्हां जक्षी लोकांची तक्षी योजकाची, 
तक्षी धन्याची, दासीची तक्षी: थनिणीची, 
चेगान्याची. तक्षी विकतं देणाऱ्यांची; सांवैकाराची 
कुळ्षत्री,. . धनकोबी तज्षी :कुणकोयी. स्थ्रिति 
पृथ्वी 'अगदीं. रिक्त दोशेळ, तिची ..ळूट 
परमेश्वर हॅ वचन . बोलला आहे. 
शोकाकुल व कृदा झाली आहे; जय झुरून 
:झाळें* आहे; प्रथ्वीवरील प्रतिष्ठित जन जजर- झाले 


आहे, किनरीचा हृषेनाद बंद. झाल आहे. ९ ते 
गातगात द्राक्षारस . प्रीत नाहींत, ' मयप्यांस मदा 


४७४६ 


यशया 


अ० २६:९-२५११ 





कह साधते. १० व्यवल्याश्र्ट नगर भंग पावलें आहे; | :: 


अत्येक - घर. बंद पडळें आहे, कोणाचाहि आंत रिघाव 
होत नाहीं. ११ बाहेर रस्त्यांत द्राक्षारसास्तव ओरड 
चालली आहे, सवे उत्सव मावळला आहे, प्रथ्वीचा 
हर्ष लोपला . आहे. १२ नगरांत नुसती ओसाडी 
झालेली आहे; वेशीचा भुगाभुगा झाला आहे. १३ जेतून 
वृक्ष हालविल्यावर, द्राक्षांचा हंगाम आटोपल्यावर, सरवा 
येचतांना . जशीं. थोडींशीं फळें राहतात तसें एथ्वीवरील 
राष्ंचे होईल. 

१४ ते उच्च स्वराने गजर करितील, परमेश्वराच्या 
प्रभावास्तव समुद्रावरून गजर करितील. १५ यास्तव 
उगवतीकडल्या लोकांनो, परमेश्वराचे गौरव करा; समुद्रतीरीं 
राहणार्‍्यांनो, इत्लाएलाचा देव. परमेश्वर याच्या नामाचें 
गौरव करा. १६ धोार्मिकाची प्रतिष्ठा होवो अशीं गीतं 
दिगंतापासून आमच्या कानीं पडलीं. 

तेव्हां मी म्हणालो माझा नाश झाला हो नाद झाला ! 
हाय हाय ! ठकांनीं ठकविळें, ठकांनीं _ ठकबाजीनें ठकविलें. 
१७ हे एथ्वीवरील रहिवाऱ्या, दरारा, खाडा व पाश हे 
तुजपुढें आहेत; १८ असें होईल कीं दराऱ्याच्या शब्दा- 
मुळें पळणारा खाल्यांत पडेल, खाड्यांतून निभावलेला 
पाश्यांत सांपडेळ; कारण आकाशाची द्वारे उघडलीं आहेत, 
पृथ्वीचे आधार हालत आहेत. १९ भूमि अगदीं फाटून 
गेली आहे, भूमि साफ फुटून गेली आहे, भूमि अतिदाय 
हादरून गेळी आहे. २० भूमे मद्यप्यासारखी 
झोकांड्या खात आहे, माचाळासारखी झुलत आहे; 
तिच्या अपराधांचा भार तिला दाबीत आहे; ती 
पडेल, आणि पुन : उठणार नाहीं. 

२१ त्या समयीं असें होईल कीं उच्च आकाशांत 
आकाशस्यांचें सेन्य व भूमीवर भूमीचे राजे . यांची 
थरमेश्वर झडती घेईल. २२ बंदिवानांस जसें अंधार- 
खणींत कोंडितात, तसें त्यांस कोंडितील व कारागृहांत 
ठेवितील; आणि. बहुत दिवसांनीं त्यांची झडतो घेतील. 
२३. चंद्र तांबूस होईल, सूर्य फिक्का पडेल; कारण 
सेनाधीशह परमेश्वर सीयोन डोंगरावर व यर्ठालेमांत 
आपल्या प्रजेंतील वडिलांसमोर वैभवार्ने राज्य करील. 


१ हे परमेश्वरा, तूं. माझा देव. आहेस; मी 
२९१ तुझी थोरवी वणींन, तुझ्या नामाचें .. स्तवन 

,* * करीन; कारण तूं आश्चर्यकारक . कृत्ये केली 
आहेत; तूं आपले पुरातन संकल्प पूर्ण * सत्वज्ञीलतेने 
सिद्धीस नेळे आहेत. २ तू शहराला मोडतोडीचा ढोग 
बनवबिलें आहे; तटबंदीचा गांव धुळीस मिळविला आहे; 
बिदेऱ्यांच्या वाब्यांनो भरलेले शहर नष्ट केलें आहे; त्याचा 
कधीं जीर्णोद्धार होणार नाहीं. ३२ यास्तव आडदांड 
लोक तुझें गौरव करितील, बलात्कारी लोकांचीं शहरें 
तुझें भय धरितील. ४ कारण उग्र लोकांचा 'झपाटा 
जसा वादळाप्रमाणें भिंतीवर आदळावा तसा तू 
दुर्बलास दुर्ग, लाचारास विपत्कालीं आश्रय, वादळांत 
निवारा, ' उन्हांत . सावली, असा त्यास झालास. 
५ रुक्ष भूमीवर जसा सूर्याचा ताप शांत व्हावा तसा 
उग्र लोकांचा गोंगाट तूं शांत करितोस; मेघाच्या 
छायेनें जसा सूर्याचा. ताप क्षीण होतो. तसें बला- 
त्काऱ्यांचें जयगीत होतें. 

६ सेनाधीश परमेश्वर ह्या डोंगरावर सवे राष्ट्रांसाठीं 
मिष्टान्नाची मेजवानी, राखून ठेविलेल्या द्राक्षारसाची मेज- 
वानी करीत आहे; उत्कृष्ट मिष्टानाची व राखून ठेविल्यावर 
गाळलेल्या द्राक्षारसाची मेजवानी करीत आहे. ७ सर्व 
लोकांस झाकून टाकणारे झाकण, सर्वे राष्ट्रांस आच्छा- 
दून टाकणारे आच्छादन, तो या डोंगरावरून उडवून 
देत आहे. ८ तो म्रृत्यु कायमचा नाहींसा करितो, प्रभु 
परमेश्वर सर्वांच्या मुखांवरील अश्रु पुसितो; तो अखिल 
पृथ्वीवरून .आपल्या: लोकांची.:अम्रंतिष्ठा दूर करिते, 
कारण परमेश्वर हें बोलळा आहे. व 

९ त्या समयीं ते म्हणतील, पाहा, हा आमचा देव! 
याची आम्ही आशा धरून राहिलों; तो आसमंचें तारण 
करील; हाच परमेश्वर आहे; याची आम्ही आशा धरून 
राहिलों; त्यानें केलेल्या तारणानं आपण उल्ास॑ व हर्ष 
पावू. १० परमेश्वराचा हात ह्या डोंगरावर राहील, व 
जसें शेणाच्या खाईतील रेंद्यांत गवत. तुडबितात . तसें 
मवाबास जायच्या जागीं तुडवितील. ११ जसा. पोह- 
णारा पोहण्यासाठी झेपा टाकितो तसा तो तींत झेपा 


७७ 


२५४११-२७२ 





टाकील; त्यानें आपल्या हाताची करामत कितीहि 
चालविली तरी परमेश्वर त्याचा गवे दडवून टाकील, 
१२ तो तुझी उंच तटबंदी; पाहून कोसळून टाकील 
आणि जमीनदोस्त करून घुळीस मिळवील. . 

: १ त्या समयीं यहूदा देशांत हें गीत गातील, 
२ आमचे. नगर तटबंदी केलेलें आहे; तारण: हेच 


त्याचे कोट व तट नेमिळे आहेत. २ वेशी. 


उघडा म्हणजे सत्याचे पालन. करणारें धार्मिक राष्ट्र आंत 
येहेळ. ३ ज्याचें मन तुझ्या ठायीं स्थिर झालें आहे 


.. . सनातन : आश्रयदुगे आहे. 
५. उच्चस्थलीं राहणाऱ्यांस त्यानें खालीं आणिलें आहे; 


आहे, धुळीस मिळविळें आहे; ६ तें. पायां 
तुडवितील; गरिबांचे पाय, दीनांची पावलें 
तें तुडवितील. घोर्मिकाचा . मागे नीट 


प्रतीक्ा करीत आहो; तुझ्या. नामाची व तुझ्या स्मरणाची 


होतात तेव्हां जगांत राहणारे घार्मिकता शिकतात. १० 
दुजेनावर कृपा केली तरी तो नीति दिकावयाचा नाही; 
धर्मराज्यांत देखील तो अधर्म. करील; परमेश्वराचे 
ऐश्वये त्याला दिसावयाचें नाहीं. 

११:हे परमेश्वरा, तुझा हात वर झाला तरी त्यांनीं 
पाहिलें नाहीं. लोकांविषयींची तुझी आत्या पाहून ते 
फजीत होतील; अभि तुझ्या झात्रंस प्राक्ञषी.ल. १२ हे 
प्रमेश्वरा, आम्दांसाठी तूं. शांतता. स्थांपीत करिश्ीठ 
कारण तूं . आम्हांसाठी आमचीं. सर्वे. कार्ये साधिलीं 
आहेत. १३ हे. आमच्या. देवा, - परमेश्वरा, तुझ्याहून 
अन्य प्रभूंनी: आम्दांवर सत्ता. चालविली. होती, पण 


तुझ्याच द्वारें आम्ही तुझें नाम स्तक्‍्तिं. १४ मत 
जीवंत होत नसतात, प्रेते उठत नसतात, तद्वत तं. त्यांची 
झडती घेऊन त्यांचा ' विष्वंस केला आहे, त्यांचें 
स्मरण अगदीं नाहींसें केळें आहे. १५ तू राष्ट्राची वाढ 
केली आहे, हे. परमेश्वरा, तूं राष्ट्राची वाढ केली आहे; 
तूं आपला महिमा दाखविला आहे; तूं देशाच्या चतुः- 
सीमा वाढविल्या आहेत. 

१६ हे परमेश्वरा, संकटाच्या वेळीं त्यांनीं तुजकडे दृष्टि 
फिरविली; त्यांस तुजकहून शिक्षा झाली तेव्हां त्यांनीं 
मंद स्वराने आपलें हृदत तुला कळविलें. १७ प्रसूति- 
काळ जवळ आलेली गरोदर स्री जशी वेणा देते व 
वेदनांनी ओरडते तसे, हे. परमेश्वरा, तुझ्या दृष्टीसमोर 
आम्ही झालो. आहों. १८. आम्ही गरोदर होतों, आम्दीं 
वेणा दिल्या; पण आम्ही जसे काय वारा. प्रसबर्लो; 
आम्ही देशाचा कांडी. उद्धार केला नाहीं; देशांत. वस्ती 
करावयास कोणी जन्म पावले. नाहींत; १९ तुझे म्रत 
जीवंत होतील, माझ्या . ( लोकांचीं ) प्रेते उठतील. 
मातीस मिळालेल्यांनो, जागत व्हा; गजर करा; कारण 
तुजवरील दहिंवर, हें. प्रमातारचें जीवनदायी. दहिंवर 
आहे; भूसिं प्रेतें बाहेर टाकील 

२० चला, माझ्या लोकांनो, आपआपल्या खोल्यांत 
जा, दाररे लावून घ्या; क्रोथोचा झपाटा निघून जाई- 


'करण- | पर्यंत थोडा. देळ लपून राहा. २१ कारण, पाहा 


परमेश्वर एथ्वीवरील रहिवाऱ्यांना त्यांच्या पापास्तव 

शासन करण्यास आपल्या स्थानाहून निघाला आहे. 

शोषलेळें रक्त प्रथ्वी प्रगट करील, वघिलेल्यांस ती 

यापुढें झाकून ठेवावयाची नाहीं. 

१ त्या. समयीं परमेथर आपल्या दुःखकर, 

१७ महान्‌ व बलवान्‌ खंडाने लिव्याथान चपल सर्प 

व लिव्याथान वक्र सर्प यांचें पारिपत्य करील; 
समुद्रांतीकळ अजगराला ठार मारील. 

२ त्या समयीं द्राक्षांच्या रम्य मळ्याविषयीं गीत गा. 

३ त्याची निगा ठेवणारा मी परमेश्वर; मी त्यास 

घडोघडी पाणी घालितो; त्याला कोणीं उपद्रव करू 

नये म्हणून मी ' त्याची : रात्रंदिवस राखण करितो. 


७४८ 





, _ माझ्या ठायी राग कसला तो नाहींच; भमजपुढें युद्धांत 

कांटे. व॑ कांटेरी. असती तर तीं मीं प्रायांखालीं तुडवून 
* एकंदर जाळून. टाकिलीं. असती; ५ पण त्यानें. माझा 
आश्रय धरावा, त्यानें मजबरोबर . दोस्ती करावी, 
मजबरोबर दोस्ती करावी. ६ भावी काळीं याकोब भूळ 
भरील; इल्लाएल फुलेल व त्याला फळें येतील; ते 
फळांनी भूपृष्ठ भरितील, 

: ७ त्याच्या मारणाऱ्यास मारण्यांत आलें तसें त्यानें 
त्याला मारिले -काय ६ त्यानें ज्यांना वघिळें त्यांच्या वघा- 
प्रमार्णे त्यास वघण्यांत आलें कांय £ ८ तूं तिचा त्याग 
केला तेव्हां तिला तू बेताचें शासन. केलें; पूर्वेकडील 
वारा वाहत असतां त्यानें तिला प्रचंड वाऱ्याने उडवून 
दिलें. ९ अशा रीतीनें याकोबाच्या दोषाचे क्षालन होईल 
त्याचें पाप. दूर केल्याचे फळ हेंच आहे; तो वेदांचे 
सर्व विरे फुटलेल्या चुनखख्यांसारखे करील तेव्हां 
अदेरामूर्ते व सूर्यमूर्त पुनः उभारणार नाहींत. 
१० 'तंटबंदीचें. शहर उजाड आहे; ते रानासारखें 
सोहन दिलेलें. व टाकिलेलें : वसतिस्थान - झालें. आहे; 
तेथें वासरे चरतात, बसतात व: तेथल्या फांद्या: खाऊन 
राकितातं. ११ त्याच्या डहाळ्या वाळल्या म्हणजे त्या 
तोहून टाकितील, स्रिया येऊन त्या जाळतील; :ते' 
डौक* ज्ञानेशन्य. आहेत म्हणून' त्यांच्या . उत्पश्नकत्योला 
त्यांचा कंळवळा 'यैत नाहीं, :त्यांचा नि्माणकतो - त्याजवर 
कपी करीत नाही. 

"१९ त्या समर्मी असें होईल की फरात नदाच्या ग्रवाहा> 
पासून तों  मिसरी .ओहळापर्यंत परमेश्वर -मळणी करील 


१३"त्या समयी असें होईल कीं एक मोठा करणो 
वोजेल; तेव्हां. अश्ूर देशांत गडप झालेले व मिसर 
देशांत परागंदा झालेले लोक येतील आणि यरुलेमां 
तील पवित्र डोंगरावर परमेश्वरास दंडवंत घालितील. 


ग १ एफ़ाइमांतील मद्यप्यांच्या दिमाखखोर 
२९८ मुकुटाचा, द्राक्षारसानें शिंगलेल्यांच्या - सुपीक 
खोऱ्याच्या माथ्यावरील : मोठी': शोभा : देणारे 


ञ ४-८ आहह “६ ब ी. 3 


जें कोमेजणारें फूल त्याचा समूळ नाश. होणारु..२ : पाडा; 
प्रभूच्या हाती मजबूत व समर्थ असा. कोणी : आहे, 
तो.-गारांच्या क्रटीसारखा, नासाडी करणाऱ्या. वादळा> 
सारखा, : अतिवृष्टोने आलेल्या महापुराच्य़ो : . झपाय्या- 
सारखा सवे बलाने तो मुकुट भूमीवर झुगारून वेत 
आहवे. ३ एफ़ाइमांतील मद्यप्यांचा. दिमाखखोर- मुकुठ 
पायांखालीं तुडवितील, ४ हंगामापूर्वी आगसलेला अंजीर 
कोण्पच्या. दृष्टीस पडला म्हजे: तो हातीं लागतांच. त्याने 
चॅटकने “खाऊन ' टाकावा, : त्याप्रमाणें सुपीक खोऱ्याच्या 
माथ्यावरील मोठी शोभा देणारे जें कोमेजणारें फूल. 
त्याची गति होईल. :५ त्या. दिवशीं सेनाधीश परमेश्वर 
आपल्या अवॉदो ल्मरेकांस वैभवी मुकुट, शोभिवत. 
किरीट असा होईल. ६ न्यायासनावर बसणाऱ्यास 
न्यायस्फूर्ति, वेशीवर ददला. करणाऱ्या शंत्रला. - हटवि- 
णाऱ्यांस वीरश्री असा तो होईल 

७ हेहि द्राक्षारसानें भेळेकंडत आहेत, मद्यानें झुकांच्या 
खात आहेत, याजक व संदेष्टा हे. मद्याने भेलकंडत आहेत, 
द्राक्षारसाने गुंग झाळे आहेतं; मेद्यार्न झुकांल्या खात आहेत; 
ते. दृष्टांत पाहतांना -भेलकंडतांत, निर्णय . सांगतांना 
झोके खातात, -सवे ':भेजें वांतीच्याः घाणीनें* भरली 
आहितं, निर्मळ-जागाच उरली नाहीं. कय 

: ९“ तो: कोणाला: 'ज्ञीन शिकवितो. £ कोणाला संदेश 
सर्मेजॉवून "लागती ३: दूध तुठठिल्यांस : काय १. थाततुठ्यॉ 





| बॉसकॉंस"काय १० क्रॉरभ' नियमावर नियम;. नियमावर 
'निथंभ; कानूवर - कानू; --कानूवर “कानू; थोडें येथें, थोडे 
'तेथे;ऊसें-तो बोलत असतो? . 

आणि इंन्नाएछ लोकांनो, तुम्हांला एकएक असे वेंचतींल: | 


११ तोतऱ्यांच्या द्वारें” परभाषेत तो या लोकोशी 
बोळेळ; १२ तो. त्यांस म्हणाला होता, ही 
विश्रांति आहे; भांगलेल्यांस विसावा द्या; यानें त्यास 
आराम होईल, तेरी ते ऐकतना. १३. ह्यामुळें त्यांस 
परमेश्वराचा संदेश अशा प्रकारें प्राप्त होईल : नियमावर 
नियम, नियमावर नियम; कानूवर कानू, कानूव्र 
कानू; थोडे येथे; थोडें तेथें; म्हणजे चालतांना ते 
अडखळून मागे” पडतील, भंगतील, पाद्यांत सांपडतील, 
पकडले जातील 


७४५६. 


अ० २८५१४-२९३२ यशया 


१४ यातस्त्तव' हेदाळणी 'करणाऱयांनों, ग्ररुदळेमांतील | आहे; त्याचा देव त्याला. शिकवितो. २७ ह्यामुळे तो 
काळ्या जिऱ्याची मळणी तौक्ष्ण धारेच्या यंत्राने करीत 


यां लोकाचे अधिपतिहो, परमेश्वराचा संदेश * ऐका. 
१५ तुम्ही म्हणतां, आम्हीं ग्रत्यूबरोबर करार केला । नाहीं व जिर्‍्यावर गाडीचें चाक फिरवीत नाहीं, तर काळें 
आहे, अधोलोकाबरोबर संकेत केंला आहे; . संकटाचा | जिरें काठीने व जिरें दांब्याने झोडपतो. २८ भाकरीच्या 
लोट येईल तेव्हां तो आम्हांवर येणार नाही, कारण आम्हीं | धान्याचा तो भुगा करितो काय? नाहीं. तो त्याची 
लबाढीचा आश्रय केला आहे व- कपटाखालीं दडून राहिलों । मळणी सतत चालवीत नाही, तो आपल्या गाडीचे 
आहों. १६ ह्यास्तव प्रभु परमेश्वर म्हणतो: पाहा, सीयोनांत | चाक व घोडे त्यावर सतत घालीत नाहीं, तो त्याचा भुगा 
पायाचा दगड वसविणारा:- मी: आहें; तो . पारखळेला । करीत नाहीं. २९ हेंहि सेनाधीश परमेश्वराकडून घडते, 
दगढ आहे; पायाला योग्य अक्षी मजबूत. व .मोलवान्‌ | त्याची बुद्धि आश्चर्यकारक व त्याचें चातुये थोर आहे. 
ती कोनाला. आहे; विश्वास ठेवणाऱ्याची त्रेधा उडणार १ अरीएले यास धिक्कार असो ! दाविदार्ने तळ 
नाहीं. १७ न्याय ही दोरी व धार्मिकता हा ओळ्या असें | ११९ दिठेळे अरीएल नगर यास धिकार असो ! या 
मी. करीत; लबाडीचा आश्रम गारांनी वाहून जाईल वर्षात आणखी एक वर्ष मिळवा, सणांचा एक 
द॒दडण्याची जागा जलाचे ओघ बुडवून टाकितील. | फेरा होऊं यया. २ मग मी अरीएलावर संकट आणीन; 
शोक व कष्हर्णे चाळू होईल. तरी पण ते नगर मला 


१८ स्ृत्यूबरोबर केलेला. तुमचा करार. रद. होईल 
अधोलोकाबरोबर केळेला तुमचा संकेत टिकणार नाही; । अरीएलच असें होईल. ३. मी तुझ्याभोवतीं वेढा घालीन 
व तुझी नाकेबंदी करून तुजवर मोर्चे रचीन. ४ तुला 


संकटाचा लोट. येहेल तेव्हां तुसची पायमही. होईल. 
१९ जेव्हांजेव्हां तो येईल तेव्हांतेव्हां तो तुम्हांला | खालीं पाडितील तेव्हां तूं भूमीतून बोलक्ीळ; धुळीतून 
तुझा अब्द हळूच निघेळ; जमिनींतून भूतासारखा तुझा 


आक्ील; नित्य सकाळी, रात्रीं व दिवसा तो. येईल; 
हा संदेश कळल्याने दहशत. पोहचेल. २० कारण पाय | ध्वनि उठेल; धुळींतून कुजबुजल्यासारखी तुझी वाणी निघेल. 
पसरण्याला. खाट कार आखुड आहे; पांधरण्याळा । ५ तरी तुझ्या शत्रूंचा समुदाय रजःकणांसारखा 
होई, तुला. पीडणाऱ्यांचा समुदाय उडणाऱ्या भुसा- 

सारखा होईल; हॅ एका क्षणांत, एकाएकीं . घडेल. 
६ मेघगजना, भूमिर्कप, महानाद, वावटळ, तुफान व 
ग्रासणारी अभिज्वाला यांनीं सेनाधीश परमेश्वर तुझा 
समाचार घेईल. ७ अरीएलावर उठलेल्या सव राष्ट्रांचा 
समुदाय, अरीएल व त्याचा दुर्ग यांवर हृक्ठा करून त्याला 
पीडा देणारे सगळे स्वमासारखे, रात्रीच्या आभासासारखे 
होतील. ८ कोगी .क्षुधित स्वमांत जेवतो. आणि जागा 
होऊन पाहतो तों. पोट रितेंच; कोणी तृषित स्वभांत 
पितो. आणि जागा होऊन पाद्देतो तों व्याकुळ व 
तृषाक्रांत; तशीच. सीयोन पर्वताविरुदध उठलेल्या सवे 
राष्ट्रसमूहाची स्थिति होईल. . 

९ थांबा, वित्मय पावा, आपले डोळे मिटा, अंध 
'व्हा; ते मस्त झाले आहेत पण द्राक्षारसाने. नव्हत; ते 
*१ म्हणजे देवाचा सिंह किंवा देवाचें अभिकुंड. 









आपली विलक्षण कृति सिद्धीस नेण्यास: पराप्तीम डोंगरा 
बर. उठल्याप्रमाणें उठेल, गिबोन खोऱ्यांतल्याजरमाणें 
छुन्ब होईल. २२ आतां हेटाळणी करूं. नका, नाहींतर 
घुमच्या बिड्था जास्त आवळतील; कारण सवे भूमीवर 
निश्चयाने येणारा जो भयेकर -नाश त्याबिषयी प्रभु, 

सेनाधीश परमेश्वर, याजकडून मीं ऐकले आहे. . 
२३ कान देऊन माझी वाणी. ऐका, लक्ष लावून 
माझें वचन ऐका. २४ पेरण्यासाठी. नांगरणारा नांगरीत, 
तास पाडीत व घालीत सतत राहतो. काय £ 
२५ जमीन सारखी केल्यावर तींत तो काळें जिरे 
टाकितो, जिरे बिक्षरितो,- गहूं रांगेने व. जव नेमल्या 
जागीं पेरितो व. कडेला काठ्या गहु पेरितो. कीं नाहीं £ 
२६ हें योग्य प्रकारें करण्याचें शिक्षण त्याठा मिळालें 
उ५० 





अ० २९९३:;९--३०:४७ 





झोकांडे ::खातः आहेत पण  मद्यानें नव्हत. १० - प्ररः | करणारे आटपळे. आहेत, वाइटाला:-- जागणारें :जने 
सेंधराने “गाढ झोपेची धुंदी तुम्हावर घातली - आहे,  सधूळ उच्छेद ''पावळे आहेत.. २१ ते. नुसत्या शब्दार 


वुक्‍चे : बरेत्न बांधून टाकिळे आहेत, संदेटे व तुमचे 


प्रसुक्ष जे. दृष्टे त्यांजवर पडदा टाकिला आहे. ..११ सगळा. 
 देशंतःहुम्हांस--मोहरबंद केलेल्या लेखांतील शब्दांसारखा. 
लि आहें; तो लेख वाचणाऱ्यांकडे देऊनं म्हणतात, एवढें ।: 


वचून. दाखीव; तो म्हणतो, - हा मला वांचतां येतं 


नाहीं, कारण हा मोहरबंद केलेला आहे; १२ ज्याला 


वाचतां येत नाही. अशाजवळ तो देऊन 
म्हणतात, एवढें वाचून दाखीव; तो म्हणतो, मला 
वाचतां येंत नाहीं 

१३ प्रमु म्हगाला आहे. कीं हे लोक माझ्यासमीप 
येऊन आपल्या तोंडच्या शब्दांनी, माझा सन्मान 


करितात, तरी मजपासुन आपले अंतःकरण दूर 


राखितात; आणि हे माझें भय बाळगितात तें केवळ 
मनुंष्यांनी पढबिलेल्या आश्ञेप्रमाणें ' बाळगितात. १४ तर 


पाहा, मी या. लोकॉशी अद्भुंत प्रकारे वर्तण्यास 


प्रवृत्त होतों; मी अद्भुत व आश्चर्यावह्द कृत्य करीन, 
तेंव्हा त्यांच्यांतील ज्ञान्यांचें हान नष्ट होईल, त्यांच्यां- 
तींठ बुद्धिमानांची बुद्धि छपत होईल. 

१५ जे परमेश्वरापासूत आपले मनसुबे लपवितात, 
आपला कारभार अंधारांत चालवितात आणि आम्हांला 
कोण पाहतो, आमचें कोणाला कळतें, असें म्हणतात; 
त्यांस धिक्कार असो. १६ घिक्कार असो तुमच्या उलठ्या 
समजाला ! माती कुंभाराशीं समान असें गणतील काय ६ 
तू. मला केलें नाहीं असें कर्त्याला कर्म म्हणेल काय £ 
तुला अक्कल नाहीं असे घडलेली वस्तु धडणाऱ्यास 
म्हणेल काय £ 

१७ लबानोनाचा बाग होण्यास, वागाचें वन गाणिलें 
जाण्यास थोडासा अवधि आहे, नाहीं काय? १८ त्या दिवशी 
लेखांतील शब्द बहिरे ऐकतील व अंघळ्यांचे डोळे काळोख 
व अंधार यांपासून मुक्त होऊन पाहतील. १९ नम्र जनांचा 
परमेश्वराच्या ठायींचा आनंद वृद्धि पाबे; लोकांतील दीन 
जन इस्लाएलाच्या पवित्र प्रभुच्या ठायीं उल्लास पावतील. 
२० कारण जुलमी नाहींतसे झाले आहेत; हेटाळणी 


वखूनः मनुष्याला दोषी ठरवितात,: "वेशीषरील स्पष्ट- 


.त्तयासांठीं 'जाळें :पसरितात बर . घार्म्रिकासः: घडघडींतः 
*लबाडीनें उलथून पाडितात; 


7.२२ म्हणून :अंनाहांमाचा उद्धारकती परमेश्वर याको- 
बार्ल्यॉ. घराण्याविषयीं म्हणतो, यापुढें याकोब लंज्जायमान 
होणॉर नाहीं व त्याचा चेहरा फिका पडणार नाहीं. २३ कारणं 
त्याचें वंदाज आपल्यामध्ये माझ्या हातून झालेलें काम 
पाहत्तील तेव्हां ते माझें नाम पवित्र मानितील; याकोबाच्या 
पवित्र प्रभूस पवित्र मानितील व इस्लाएलाच्या देवाचें 
भय बाळगितील. २४ भ्रांतबुद्धि जन सुह्वान :पावतीर 
व कुरकुर करणारे शिक्षण घेतील. 


- १ परमेश्वर म्हणतो; फितुरी मुले. हायद्वाय 
४ ७ करिती; ती मसलती करितात पण त्या माझ्या 
': > प्रेरणेने करीत नाहींत; ती. करारमदार करितात 
फय माझ्या आत्म्यास अनुसरून करीत नाहींत; अशीं 
तीं पॉपानें पाप वाढबितातं; २ तीं. फारोचा आश्रय 
करण्यासाठी बे. मिसराच्या छायेत लपण्यासाठी माझ्या 
तोंडचे वचन न विचारून घेतां मिसरांची वाट धरितात; 
३. म्हणून फारोचाः आश्रय तुम्हांस लेस कारण होईल, 
ध॒मिसराच्या छायेत लपणें . तुम्हांस फजितीस कारण 
होईल.. ४ त्याचे (यहूदांचे) सरदार सोअनास दाखल 
झाले आहेत व त्यांचे वकील हानेसाला पोहचले 
आहेत. ५ तरी त्या लोकांबद्दल त्या सर्वांस लज्जा प्राप्त 
होईल, त्यांपासून त्यांस कांही लाभ व्हावयाचा 
नाहीं, त्यांपासून त्यांस साहाआ्य व उपयोग न होतां 
लब्ञा व अप्रतिष्ठा ह्या प्राप्त होतील. 
"६ दक्षिणेतल्या प्चूविषयींची देववाणी : 
ज्यांत सिंहीण व सिंह, सपे वः उडता आग्या साप हीं 
असतात अशा कष्टमय व संकटमय देशांत ज्वान 
गाढवांच्या पाठीवंर आपली' दौलतः व उंटाच्या मदोरींवर. 
आपले खजिने लादून ज्यापीसून:- काही लाभ होणार नाहीं 
अशां राष्ट्राकडे ते घेळन जातात. ७ मिसंराचे साहाय्य 


७५१ 


० ३०५७-२९ 





कवडीमोळ व व्यर्थ ठरेल, म्हणून या भिसरास राहाब 
म्हणजे स्वस्थ बसणारे महासुख असें नांब*मी देतो. 
८ तर आतां चल, त्यांच्यासमक्ष हें पाटीवर लिही 
चद्दींत टिपून ठेव म्हणजे तें पुढील पिढ्यांसाठी युगा- 


नको अशी हीं. मुलें आहेत; १० ते दरष्टयांस म्हणतात; 


दृष्ंत पाहूं नका;.. संदेषयांस म्हणतात, आम्हांस यथार्थ 
गोष्टींचा -संदेश सांग्र नका, आम्हांस गोडगोड गोष्टी 
सांगा, कपटवचने सांगा; ११ मातून निघा, वाटे- 
वरून दूर व्हा, -आमच्यासमोरून इस्लाएल्मच्या पवित्र 
प्रभूस. दूर करा. :१२ . यामुळें इत्लाएलाचा पवित्र प्रभु 
म्हणतो, तुम्ही ह्या वचनाचा. 'घिकार करून बलात्कार व 
कुटिलाचार यांवर भिस्त ठेविता व अबलंबून राहतां; 
१३. म्हणून एकाएकीं कोसळून .पडणार्‍्या उंच भिंतीच्या 

सुटलेल्या . भागाप्रमाणें ह्या अघमोचे तुम्हांस - अकत्मात्‌ 


बिस्तय घेण्यास किंवा हौदांतून..पाणी. घेण्यास खापरीहि 
सांपडत नाहीं, तसा तो त्याचा चुराढा. करील, 

१५ कारण अरसु परमेश्वर, इत्लांएलाचा पवित्र प्रभु म्हणाला, 
मागें फिरणे व स्वस्थ राहणें यांत तुमचा: बचाव आहे; 
शांतता व श्रद्धा यांत .तुमचें सामर्थ्य आहे; तरी तसें 
तुम्ही करीतना. १६ . तुम्ही “म्हणाला, नाही, आम्ही 

थोल्थांवर यसून पळू, म्हणून तुम्हांस. पळावें. लागेल, 
सुम्दी म्हणाला, आम्ही चपळ घोड्यांवर बसूं, म्हणून 
तुमचा पाठलाग करणारे चपळ बनतील. १७ एकाच्या 
धमकीने तुमचे हजार पळतील, पांचांच्या धमकीनें तुम्ही 
पळाल; डोंगरमाथ्यावरील एकाद्या घ्वजस्तंभासारखे, 
टेकडीवरील व्वजेसारखे तुम्दीच तेवढे शेष उराल: 

१८ ह्यामुळें परमेश्वर तुम्दांवर प्रसभत होण्यास 
'विलंब लावील, तुम्हांवर करुणा करावी म्हणून 
उद्यस्यानीं आरूढ होईल; परमेश्वर न्यायी देव आहे, 
जे त्याची वाट पाहतात ते सर्वे धन्य. 

१९ सीगोनांत, यस्क्ाळेमांत, लोकांची वस्ती 


राहील; नू इतःपर कधीं शोक करणार नाहींस; तुझ्या 
धाव्याच्या शब्दाबरोबर तो तुजवर कृपा करीलच; तो 


. ऐकतांच तो तुला पावेल. २० प्रभु तुम्हांस भाकरीची 


ठंचाईे व. पाण्याची कमताई करील, तरी यापुढें तुझे 
शिक्षक दृष्टीआह राहणार नाहींत; तुझ्या . डोळ्यांना 


-तुझे शिक्षक दिसतील. २१ हाच मार्ग आहे, यानें. 


चला, अशी वाणी तुमच्यामागून कानीं पडेल; मग 
तुम्दांहा उजवीकडे जावयाचे असो किंवा डावीकडे 
जावयाचें असो. २२ तुमच्या झुपेरी कोरीव मूर्तींची 
मढवणी वब तुमच्या सोनेरी ओतींव मूर्तीचा सुलामा 
तुम्ही अपवित्र ठेखाल, एकाद्या अमंगळ. वस्तूप्रमाणें त्या 
तुम्दी क्षोकून द्याळ; चालती द्वो, असें तुम्ही मूतीस म्हणाल. 

२३. तू. भूमीत. आपलें बीं पेरिशील त्यावर तो 
पाऊस पाडील, भूमि. पीक देहेल तें अन्न रसभरित 
व. सत्वपूर्ण असेठ; .त्या काळीं तुझीं गुरेंढोरें विस्तीर्ण 
कुरणांत चरतीळ. २४ ज्ञेतांत राबणारे. बेळ व जवान 
गाढव यांस दांताळ्याने -उफणलेल्या व सुपार्ने पाखड- 
लेल्या धान्याचे आंबवण. खाबयास मिळेल, २४ मोठ्या 
कत्तलींच्या दिवशीं बुरूज पडतील तेव्हां. प्रत्येक उंच 
डोंगरावर व प्रत्येक उंच टेकडीवर झरे व ओहोळ होतील. 
२६. ज्या दिवशीं परमेश्वर - आपल्या . लोकांचे घाय 
बांधील, त्यांच्या भ्रहाराच्या जखमा बऱ्या करील, त्या 


दिवशीं चंद्रप्रकाश , सूयेप्रकाशासारखा आणि सूर्यप्रकाश 


सात दिवसांच्या प्रकाशाएवढा सातपट होईल. 


२७ पाहा, परमेश्वराचे नाम दुरून येत आहे, 
त्याचा क्रोध भडकला आहे, धुराचा लोट चढत आहे. 
त्याचे ओठ क्रोधाने स्फुरत आहेत, त्याची जिव्हा भस्म 
करणाऱ्या अमीसारखी आहे; २८ त्याचा श्वास दुथडी 
भरून वाहणाऱ्या व गळ्यापर्यंत . पोहंचणाऱ्या प्रवाहा- 
सारखा आहे, तो राष्ट्रास नाशरूप चाळणीने चाळितो; 
आंतिमूलक ल्गाम लोकांच्या जाभाडांत आला आहे. 
२९ सण पाळितांना जसा रात्रीं गायनाचा नाद उठतो 
तसा तुमच्या गायनाचा नाद उठेल; परमेश्वराच्या 
पवेताकडे, इस्राएलाच्या. दुर्गाकडे बासरी वाजवीत 
समारंभाने जाणाऱ्यांच्य़ाप्रमाणें तुमच्या मनास उद्लस 


७५२ 


यशया 


अ० १३०५२९-३ेश2%७ 





'आत्त होई. ३० - तेव्हां “परमेश्वर . आपला प्रतापी 
शब्द, कावी. पाडील, आणि आपल्या क्रोधाचे 
अुरफुर्णे,. भस्म करणाऱ्या अंभीची ज्वाळा, मेघांचा 
यड्यहाट आणि पर्जन्य च गारा यांची बृष्टि ' यांनी 
आपलें मुजबल दाखवील. ३१ ::क्रारण परमेश्वर 
अश्रल्या दंडानें ताडण करील. तेव्हां त्याच्या वाणीने 
अदर भयकंपित . होईल; ३२ आणि असें होईल की 
डफांचा व वीणांचा नाद. होत असतां: परमेश्वर त्यांज- 
वर नेमिलेल्या दंडाचा. प्रत्येक प्रहार . करील व ..हात 
खोलीं-्वर करून त्यांशीं युद्ध करील. ३३. कारण पूर्वीच 
दहेनस्थाच तयार केळें आहे; तें राजासाठी. सिद्ध केलें 
आहे; त॑ सखोल व रुंद केळे. आहे; त्याच्या चितेसाठी 


विस्तव व: भरपूर लाकडे. आहेत; गंधकाच्या धारेसारखा | पाहून 


परमेश्वराचा फुंकर ती पेटवितो. 


१ जे साहाव्यार्थ - खालीं मिसर देक्यांत 
३४.१ जातात ब घोल्यांवर भिस्त ठेवितात, आणि रथ 


बहुत आहेत व घोडेस्वार फार न 
। मतृष्य होईल, रक्ष भूमीत पाण्याचे नाळे, तप्त भूमीत 
शाच्या पवित्र - प्रभूकडे लक्ष देत नाहींत, . परमेश्वराचा | विशाळ. खडकाची 
आश्रय करीत नाहींत, ते. हायह्मय करितील. २ तरी 


आहेत म्हणून त्यांवर भरवसा _ ठेवितात, पण इल्लाः 


तोहि सुन्न आहे, तो अरिष्ट आणील, आपलीं वचनें 
टळूं देणार नाहीं;, तर. तो . दुष्कर्म्यांच्या घराण्यावर व 


अधर्म करणारे ह्यांच्या कुमकेवर.. उठेल.. ३ मिसरी तर 


मात्तव आहेत, देव नाहींत; त्यांचे घोडे -रक्तमांसाचे 
आहेत, . आत्मरूप नाहींत; . परमेश्र आपला हात 
उग्रारील तेव्हां साहाय्यकती ठोकर खाईल ब साहाय्य 
पावळेलाहि पडेल; ते सव एकंदर बिनाश. पावतील. .... 
.. ४ परमेश्वर मला म्हणाला, जसा सिंह, तरुण सिंह, 
आपल्या. . भक्ष्यावर गुरगुरत असतां, मेंढ्रांची टोळी 
बोलावून त्यावर घातली. तरो त्यांच्या आरोळीनें तो 
घाबरावयाचा - नाहीं... व त्यांच्या . गोंगाटाने.. दबावयाचा 
नाहीं, . तसा . सेनाधीदा .. परमेश्वर  सीयोन डोंगरावर 
- १ मुळांतः तोफेत ( २ राजे २३:१० आणि यिर्मया 
७११ पाहा ) । 

ड्ट 








त्याच्या टेकडीवर लढावयासं उतरेल. ५: पक्षी. अहे. | 


पाळर' घालितात तसा सेनाधीशं परमेसरवरककेकें 
रक्षण करील, तो त्याचा बचाव करून त्याला सोडवीर 
त्याठा ओलांहून ( सलामत राखून.) सुत्त, करे; 


६: .इक्मएल वंशजांनो, ज्याच्याशी तुम्ही फितुरी, 


क्रेली- आहे . त्याजकडे वळा. ७ त्या -ससयी . तुम्ही 
आपल्या. हातांनी स्प्याच्या व सोम्याच्या मूर्ति करून 
पार्थांत- पडर्ला; . त्यांचा ते. सगळे... त्याय. करितील. 
८. . अशार तरवारीने पडेल. पण मनुष्माच्या नन्हे; 
मनुष्याची नव्हे अज्षी तरवार त्यास प्राशील; तो तरवारी: 
पुढून. पळे; त्यांच्या तदण पुरुषांस - वेठीस धरितील. 
९ त्याचा दुर्गे भयाने पडून जाईल, व त्याचे सरदार हेडा 
:: :चाबरतील; ज्याचा: अंभि सीयोनांत आहे. ष 
ज्याची. भही गरदाळेमांत आहे, तो परमेश्वर असें म्दणतो. 


१-पाहा, राजा धर्मोने. राज्य करील, त्याचे 
३९ सरदार - न्यायाने: सत्ता चालवतील. २ वाऱ्या* 
पासून भासरा १ वादुळपासूंन -निवारा असा एके 


छाया असा तो होडेल.. ३ तेव्हा. 
पाहणाऱ्यांचे डोळे मंद होणार :-नाहींत; . ऐकणाऱयांचे 
क्ॉन. ऐकतील; ४ उतावळ्यांच्या. मनाला - ज्ञानाचा 
उमज पडेल, . तोतर्‍्यांची श्रीम अस्खलित. स्पष्ट बोलेल, 


झळ. देऊ नये. म्हणून सूर्ख मूर्खतेतें. भाषण करितो, 
त्याचें मन अधर्म करिते... १०. ठकाची साघनेंहि दु्तेचीं 
असत्तात; दीन आपल्या वाजवी हक्काचे. समर्थन करीत 
असतां ठक खोट्या शब्दांनी दुर्बेलांचा नाश करण्याच्या 
दुष्ट युक्ति. योजितो; ८ पण थोर पुरुष थोर ग्रेष्टी 
योजितो व थोर. गोष्टींला घरून राहतो. 


९ अहो खुलांत राहणार्‍या ल्ियांनो, उठा, माझी वाणी 
ऐका; अहो निर्थित कन्यांनो, माझ्या बोलण्याकडे कान. 


_ उ५३ 


अ ऐै२९-३३:१५ 





क्ला: १७ भहो निर्थित क्रियांनो; एका वर्षाहून कांही 
इंगान बुडेळ, फळें हातीं लागणार नाहींत. . ११ सुखांत 
राहभार्‍्या :ख्रियांनो, थरथर कांपा; .निर्थित असणा- 
ऱ्यांनो, घाबऱया व्हा, वल फेडा, उघण्या व्हा, 'कंबरेस 
जोणताट युंडळा. १२. रम्य शेते व फल्युक्त द्राक्षांचे वेळ 
नाहींत म्हणून त्या ऊर बडवितील; १३ मोड्या ळोकांच्या 
भूमीवर कांटेकुसळें. उगवती; या उल्लोंसी नगराच्या 
शर्थे . आनंदमय घरांवरहि तीं उगंबतीळ; १४: कारण 
राजमुषन' ओस. होहेल, गजबजलेले शहर पुनें पडेल, 
टेकडी व टेहळणीचा बुरूज हीं सदासवैदा गुहा बनतीठ, 
सेथे तनगाढवीचे क्रीडास्थान व कळ्यांची चरग होईल 
१५ ”“आम्दांबर ऑत्म्याची वृष्टि. वरून होईल तोंवर असें 
होईल; सग: अरप्य आये. होईल, व बागेस वने. गनितील. 
- _ १६ तेव्हां अरण्यांत न्याय्यत्व वास करीळ व 
आागेत. नीतिमत्ता वसेल. ' १७ नीतिमततेचा परिणाम 
शांति. व तिचे फल. सर्वकाळ्चें- स्वास्थ्य व निर्भयता 
होहेळ; १८ : आणि . माझे 'लोक झोत. स्थळीं, निर्भय 





स्थानीं राहून त्यानें. सीयोन न्यायशीलतेनें व धार्गिकतेनें 
भरिळें आहे. ६ तुझ्या काळीं स्थिरता वेसेल; तारम, 
सुक्ञता व- ज्ञान यांचें वैपुल्य होईल; परमेश्वराचे भय 
त्याचा निधि होईल. 

* ७ पाहा, त्यांचे वीर बाहेर रडत आहेत; शांतीचा 
संदेश आणणारे स्फुंदून सुंदून रडत आहेत. 
८ राजमार्ग ओस पडले आहेत, कोणी प्रवासी 
भाडळत नाहींत; 'त्यारने' करार मोडिंठा, नगरांचा 
उपमदे केठा, मनुष्यांचा' घिक्कार केला. ९ देशा विलाप 
करितो; तो म्लान झाला आहे; लबानोन निस्तेज व 
शुष्क झाला ' आहे; झारोने अरण्यप्राय झाला आहे. 
बाशाने व॑ कॅमेळ आपलीं पानें गाळीत. आहेत. 
१० परमेश्वर म्हणतो, आतां मी उठेन; मी उभा राहीन 
आतां मी आपली महती दाखवीन. ११ तुम्ही भुसाचा 
गर्भ घराळ व धसकट प्रतवाल; तुमचा श्वास हाच अभि 
आहे, तो तुम्हांस ग्राक्षीळ, १२ राष्ट्रे. भाजलेल्या चुन- 
खडीसारखीं. भस्म होतील; कांटेरी तोहन आंगींत जाळि- 
तात तशीं तीं होतील. 

१३ दूरच्या लोकांनो, मीं काय केलें तें ऐका; जवळ- 
च्यां लोकांनो, माझे सामथ्ये ओळखा. १४ सीयोनांतील 
पातकी घाबरले. आहेत; अधर्म्यांस कांपरें भरलें आहें. 
भस्म . करनाऱ्या  अभ्तीसमीप  आमेच्यांतलत्य कोण 
राहील १” सवेकाळ - पेंटेत्त राहणाऱ्या अभीसमीप 
आमच्यांतळा, कोभं. टिकेल ? १५ जो धमाने चालतो, 


सरळ भाषन' करितो, जुलम करून होणारा लाभ 
| अन्हेरितो, लाच घेण्यापासून आपला हात आवरितो, 


बांतेपाताच्या. . मनसुन्याला आपे कान बंद. करितो 


) दुष्कमाळ आपे डोळे सिटतो, १६ तो उच्य स्थानी 


बास करील, डुमेम पहाड त्याचा दुर्ग होईल, त्याला 


अभ्नाचा सुवळक पुरवठा होहेळ, त्याचें जळ आटणार नाहीं, 


१७ तुझे नेत्र राजाला वेभक्संप्न असा पाहतील. 


) वे र्रदूर कित्ृत शाकेकरे भूमि पाहतीर. १८ त्या भय- 
:! प्रसंबार्चे तूं आपल्या - नभात चिंतन करिशील; कोठें गेला 


दो गणना करणारा १ कोठें गेळा तो तोलणारा ? कोठें आहे 


ब्रालितीळ, ५ अरमेश्वर उद्नत : झाका आहे, &वं , तो बुरुजांची गणना करणारा £ १९ आडदांड ढोक, अस्पष्ट 


कड 


अ० ३३५१९-३४४५१७ 





झुत्या ::मजरेध. पडणार नाहींत.. २० आमचे मेळे. 
मरगिन्याचें सीयोन. नगर पाहा; यरुदळेम सुखघाम 
आहे असें तुझ्या. दृष्टीस पडेल; जो कधीं हालवीत 
नाहींत, ज्याच्या मेखा कधीं उपटीत नाहींत, ज्याची 


तुझ्या. दृष्टीस पडेल. .२१ आणखी तेथें आम्हांसाठी 
प्रतापी परमेश्वराचा निवास होडेल; तें रंद नदोनाल्यांचें 
ठिकाण होईल; त्यांत वल्ह्यांच्या तारवाचा, मोठ्या 
जहाजाचा प्रवेश होणार . नाहीं. ९२ क्रारण परमेश्वर 
आमचा. न्यायाधीश आहे, परमेश्वर . आभचा नियंता 
आहे,  परमेश्रर आमचा राजा आहे; 'तो आम्हांस 
तारील. २३ तुझे दोर ढिळे पडले आहेत; ते डोल- 
काठीचा आधार स्थिर राखीत नाहींत; ते झीड 
पसरीत नाहींत; ते बिपुळ छट वांटितात; लंग्डेहि 
छट ' करितात. २४ मी रोगी आहे असे एकहि 
रहिवासी . म्हणणार नाहीं; तेथें. राहणारे पातकाची 
क्षमा पावतात. 


- ७ १ अहो राष्ट्रंनो, ऐकावयाला जवळ या; 
३९ लोकांनो, कान द्या; एथ्वी व तीबरील सर्व 
कांही, डग व त्यांत उपजलेळें सवे कांही 
ऐकोत,,२ कारण परमेश्वराचा कोप सवे राष्ट्रांवर द्दोत 
आहे, त्यांचा संताप त्यांच्या सवे सैन्यांवर होत आहे; 
त्यानें त्यांचा सर्वस्वी नाश केला. आहे; त्यानें त्यांचा 
बध कराबयास लाविले आहे. ३ त्यांच्यांतळे वधलेले 
बाहेर टाकून देतील, त्यांच्या प्रेतांची दुर्गंधि. सुटेळ ब 
त्यांच्या रक्ताने पर्यंत विरचळतील. ४ आकाझांतील सर्वे 
ऐेना गळून 'पडेळ, आकाश गुंडाळीप्रभाणें गुंडाळळें जाईल; 
शाक्षवेलीचे पान सुकून पडतें, अंजिराचा सुकलेला 
प्राळा गळतो, त्याप्रमाणे ती सेना समूळ गळून फ्डेल, 
५ कारण भाह्या तरवारीस आकाशांत उन्माद चडला 
आहे;. पाहा, शासन करण्यासाठीं अदोमावर, ज्या लोकांचा 
प्रवैस्वी नाश. करण्याचें मीं योजिडे आहे त्यांच्यावर तती 


७५५ 


१२ त्याच्या सरदारांस राजपदासाठीं बोलावितीळ पण 
कोणी सांपडावयाचा नाहीं; त्याचे सर्वे अधिपति 
नाहींतसे. होतील. १३ त्याच्या राजवाड्यांत कांटेरी 


उगवतील व त्याच्या किल्लचांत खाजकुडेली व काँटेझाडें 


जगवतील; तो कोल्ह्यांचें बसतिस्थान न शहासंगांचें 
अंगण होईल. १४ तेथे वॅनपश्यु कोल्ह्यांस भेटती, 
बोकडलूपी पिशाय अधल्या सोबत्यास हाक मारील; 
निशाचरहि तेथें राहून आराम पावेल. १५ तेथे सर्पाण 
आपल्यासाठी बीळ करील, अंडी धाळून उबबील व, 
तेथील छार्येत पिकांचे संगोपन करील; तेथें गिधाडे 
जोडप्याजोडप्यांनी जमा होतील. 

१६ परमेश्वराच्या प्रंथांत शोधा, वाचा; या प्राण्यां- 
पैकी एकहि कमी असणार नाहीं, कोणी जोडप्यावांचून 
असणार नाही; कारण माझ्याच सुखाने हें भाझाविळे आहे, 
त्याच्या श्वासाने त्यांस एकवट केलें आहे. १७ त्यानें त्यां-्‌ 
साठीं चिठी डाकिली आहे, त्यानें आपल्या हाताने मापन- 
सत्र तावून देश त्यांस वांटून दिला आहे; ते त्याचे सवे- 
काळचे वतनदार होतील, ते पिढ्यानपिढ्या त्यांत राहतील. 


अ०.३५५१-३%१२ 





३, ० 'अरण्य'व खू भूमि हीं ह्धेतील;- वाळवंट 
"३१.९९ उद्लालेल व. कमलाम्रमाणे :फुळेलं. २ तें. अत्यंत 
तः” परफुक्तित होईल, . आनंदार्ने-माऊन उत्सव करील, 
खबानीमाची : शोभा. त्यांला मिळेल; कर्मेळ व ' शारोन 
'मत्नॅ. ऐश्र्‍ये त्याला प्राप्त होईल तीं परमेश्वराचे वैभव 
आमच्या देवाचें ऐश्वय, पाहतील? 
57 ३े*गलित हस्त .इढ.: करा; लटपटणारेः- गुडधे बळकट 
करा.. ४. घाबऱ्या मनाच्यांस म्हा, हिप्या घरा, मिऊं 
सका; प्राह्म; तुमचा देव. सूड घ्यावयास, अनुरूप असें 
प्रतिफल'"द्यावयास येईल; तो येईल क तुनचा उद्धार करील. 
» ५ र्‍्तेव्हा.-अंधांचे :: नेत्रः«: उघडतीळछ, . . बहिन्यांचे 
कान खुळे, होतील. ६ 'तेव्ह्य' लंगळही हरिणाप्रमाणें 
उड्या . मारील, .मुक्‍्याची. जीम: गजर ' करील; कारण 
रानांत जलप्रवाह, वाळवंटांत झरे फुटतील. ७ जेथें मृग- 


जल दिसतें 'तेथें ताव होईल; तृषित भूमीचे. ठिकाणीं उप- 
ळते.झरे होतील; कोल्हे राहतात त्या स्थळी-ओरू व,लव्हाळे 


र्‍यांसहित. गवत. उगवेल. <. तेथील, . माते . राजमार्ग 
_ होईल;.त्याला पवित्र :मार्ग म्हणतील; : त्यानें अंपवित्र : जन 
जाणार त्राहींत; प्रण तो त्यांच्यासाठोंच; -:.प्रमेश्वराच्या 
खोकांसाठी.. होईल; त्या मार्गानें जाणारे मूढ- असले 
तरी..;.मार्ये चुकणार नाहींत. ९ . तेथें सिंह . असणार 
नाहींत, हिंख्र पदांचा तेथें. रिघाव होणार नाहीं, ठेवे..ते 
आंडळगार नाहींत; पण तेथें. उद्धरलेले संचार करितील 
३९: परमेश्रराचे मुक्त. केळेळे ठोक. परत येतील, ते 
जयजयकार करीत. सीयोनांत .येतील;. त्यांच्या . मस्तकी 
अक्षय आनंद राहील; ते आनंद : ब॒हर्ष पावतील, 
दुःख व उसासे पळ काढितील. 


न न -.. १, हिज्कीया राजाच्या कारकौर्दीच्या चौदाव्या 
]-ई वर्षी, असें झालं की अर्हशूरचा राजा सन्हेरीब 
। यानें यहूदाच्या सवे तटबंदी. नगरांवर चढाई 
कुरून तो. .घेतलीं. २ तेव्हां अस्रच्या राजानें 


राजाकडे यरुशलेमास : पाठविलें. तो. परटाच्या. झेता- 
जवळील रस्त्यावरीठ :वरच्या तळ्याच्या नळाजवळ येऊन 
ठेपठा. ३ त्याजकडे . खानगी कारभारी एल्याकीम 
बिन हिल्कीया, चिटणीस शेबनाः व बखरनवीस 
आसाफाचा पुत्र यवाह हे गेले. 

४ तेव्हां रब-झयाके त्यांस म्हणाला, हिज्कीयाला. सांगा 
कीं राजाधिराज अश्शूरचा राजा म्हणतो, ह्या तुझा भरवेसा 
कसला १ ५ सी म्हणतों, तुझा युद्धसंकल्प व तुझे युद्धवळ 
ही. केवळ : वायफळ होत;. तूं माझ्याशी फितूर झालास 
तो कोणाच्या. बळावर £६. ६ पाह्य, तो. मिसर . म्हणजे 
चेंचळेठा 'बोरू, त्यावर तूं टेकतोस; त्यावर कोणी टेकला 
तर“ तो : त्यांच्या हातांत शिरून बोंचेल; जे कोणी 
मिसरी रांजा फारो याजवर टेकतात ते तसेच होतात. 
७ त्या सर्वांस जर तूं असें म्हणशील कीं आम्ही आमचा 
देव परमेश्वर याजवर भिस्त ठेवितो, तर ज्या देवाची 
उच्स्थाने व वेद्या काहूंन टाकून यहूदा व यरुडालेम यांस 
हिज्कीया म्हणाला : होता कॉ. या एका वेदीपुढें भजन 
करा, तोच -नव्हे' का. तो देव ९ ८ आतां माझा धनी 
अस्हूरचा राजा याच्याशी पेज लाव; तुला स्वार बस- 
विण्याची ताकद असली तर तुला दोन हजार घोडा 
देतों...,९. माझ्या . धन्याचा कनिष्ट. दर्जाचा एक तरी 
सरंदार ..कसा पिटाळून लाविश्ीळ £ आणि तू रेथ. व 
स्वार मिळविण्याविषयीं मिसरावर भिस्त ठेवतोसना १ 
१० मी.या देशावर चढाई करून त्याचा विध्वंस करण्यास 

आलों तो का परमेश्वराच्या सांगण्यावांचून १. परमेश्वरानेच 
मला सांग्ितळें आहे. कीं .या देशांवर चढाई करून 
जा व याचा विध्वंस कर. 

११ मग एल्याकीम, हेंबना व यवाह यांनीं रब-शाके 
यांस विनंति केली कीं आपल्या ह्या दासांशीं अरामी भाषेंत 
बोला, ती आम्हांस समजते; कोटावरील लोकांच्या कानीं 
पडेल म्हणून यहूदी भाषेंत आम्हांशीं बोळं नका. १२ 
रब-शाके यार्ने उत्तर केळें कीं माझ्या धन्यानें केवळ तुझ्या 
घन्याशीं व तुजशी हे. बोलण्यास मला 'पाठविळें काय £ 


ख्लीझाहून रव-शाके यास मोठ्या -सैन्यानिशी हिज्कीया | कोटावर बसलेल्यांनीं तुम्हांबरोबर आपलें मलमूत्र भक्षण 





१ हे एक हुइधारचे नांव आहे. 


| करावें म्हणून त्यांजकडेहि मला पाठविटें नाहीं काय 


७१५६ 


अ० ३६५१३-३९४१४ 





373 मव खाके पुढे होऊन यहुदी भाषेत मोडन | संविध् याच्याकडे त्याने पागबिडे. ३ ते त्यास ज्दभाळे 


म्हणाला, खोंकही,. राजाधिराज अशछारचा राजा यांचें 
प्रणय ऐक. ::. .9४ राजा म्हणतो, हिज्कीयास तुम्हांला 


'चुरळ'वाल देळं नका; त्याच्याने तुमचा . बचाव व्हाव- 


याचा: नाहीं;:. ३५ *: परमेश्वर आमचा : बचावः करीलच 
करील, : हे. शहर - अळछारच्या राजाच्या हाती जाणार 


नाही, .असें. ब्रोळून . हिज्कीया तुम्हांस .परमेश्वरावर 


भिस्त ठेवावयास न लावो. १६ हिज्कीयाचें ऐकू 


नका, कारण अर्चा राजा म्हणतो: मजशी. सल्ला. 
करा व मजकडे निघून या, आणि तूर्त तुम्डी . प्रत्येक जण 


झापआपल्या द्राक्षीचे फळ ..खा,,. तुम्ही प्रस्येक 
जण आपआपल्या अंजिराचें फळ खा. वः तुम्ही प्रत्येक 
अण आपआपल्या. हौदाचें पाणी 'प्या;: १७ पुढें मी 
येऊन तुमच्या देशासारखा. देश, घान्याचा: वः द्राक्षांचा 
देश, अन्नाचा व द्राक्षींच्या मळ्यांचा -देश . यांत . तुम्हांस 
नेईन. १८ परमेश्वर आमचा बचाव करील असें बोळून 
हिज्कीया तुमचें. मन' न. फिरषो.. राष्ट्रांच्या देवांपैकी 
कोणीं . आपला "देश अस्छरच्या राजाच्या 'हातून . सोड 
विछा आहे काय 2१-१९ हमाथ.ष अर्पाद यांचे देव कोठें 
आहेत १ सफरवाडेमचे देव कोठे. आहेत १. त्यांनीं 
झोमरोन माझ्या हातून सोडविळें आहे. कॉय ६ २०. या 
सवव देशांच्या देवांपैकीं कोणीं आपला देश माझ्या . हातून 
सोडविला आहे ६ तर परमेश्वर माझ्या हातून यरुठालेम 
कसें सोडविणार १ 
२१ ह्यावर ते गप्प राहिले, त्याजशी एकहि शब्द 
बोलले नाहींत; कारण तुम्हीं त्याला उत्तर देऊं नये, 
अशी राजाची त्यांस ताकीद होती. २२ मग 
खानगी कारभारी एल्याकीम बिनं. हिज्कीया, चिटणीस 
शेबना व बखरनवीस यवाह बिन आसाफ हे आपलीं 
वस्रे फाडून हिज्कीयाकडे आले व. त्यांनीं त्याला रब- 
शाके याचें बोलणें कळविलें. 
'१ हें ऐकून हिज्कीया. राजा आपलीं वसे 
४७ काहल व गोणताट नेसून परमेश्वराच्या 


एल्याकीम, चिटणीस शेबना व याजकॉपैकीं. बडीळं 
यांना गोणताट नेसळेळे असे आमोजाचा पुत्र यशया 


संदेंडा याच्याकडे त्याने पाठविलें. :३ ते. त्याला म्हणाे, 
हिज्कीया :असे म्हणतो कौ. आज्या दिवस छेश, 
शिक्षा, अः अपमान यांचा . आहे, कारण- मुलें जन्मा 
वयास आलीं पण प्रसवण्यांची- शक्ति : नाही:'- ४ तुझा 
केव पस्मेशखवर . कदाचित्‌ रब-शांके याचे. शब्द -रोकेळ; 
त्येला त्यांचा धनी असरा राजा यने'-जीवंत :- देकीचा 
उपंमदद करण्यास पाठविलें. आहे; आणि: ते' त्याचे. शब्द . 
ऐकून तुझो. देव. परमेश्वर . त्यांचा निषेध: करील 
म्हणून जें कांहीं शोष उरलें आहे. त्यांच्याकरिता. 'तूं 
स्दैबदली कर; 

५. ह्याप्रमार्पे हिज्कीया राजाचे सेवक यशया : याजकडे 
आले. ६ तेव्हां यज्ञया त्यांस - म्हणाला, आपल्या घंन्याल् 
असें. सांगा : परमेश्वर म्हणतो, अश्‍्छुरी- राजाच्या - सेवकांनी 
ज्या शब्दांनी माझा उपम केला आहे ते.शब्द: तू. ऐकळे 
आहेत, त्यांमुळें तूं घाबरू नको. ७ पाहा, मी त्याच्या 
ठायी अशी कांहीं प्रेरशा करीन कॉ तो कसली. तरी 
अफवा ऐकून . 'आपत्या : देशास परत. आईल, व 
आपल्याच देशांत तो तरवारीरन पडेल, असें मी करीन 

<- नंतर रब-शाके परत रेला तेव्हा अछ्युराचा राजा 
लिज्ञा नगराबरोबर लढतांना त्याका आढळला; कारण 
राखीशाहून राजाने. तळ उठविला अशी त्याला खबर 
लागली होती. ९ मग कुझाचा राजा तिर्‍हाका आपणाशी 
लढावयास निघाला आहे असें कोणीं बोलतांना त्यानें ऐकर्े, 
हे ऐकून त्यानें हिज्कीयाला जायुदांच्या हातीं. सांगून 
पाठविलें की, १० तुझद्दी यद्ठूदाचा राजा. हिज्कीया याजकडे 
जाऊन सांगा, ल्या तुझ्या देवावर तू. भिस्त ठेवतोस 
तो, यरुरळेम अऱ्छुरी राजाच्या हाती लागणार नाही, 
असें बोळून तुला न फसवो. ११ अझ्झुरी राजांनीं 
सर्वे देशांचे काय केलें ते पाहा ! त्यांचा विध्वंस कसा 
केला हॅ तूं ऐके आहेच; त्र तू. :छटणार : काव १ 
१२ गोजान, हारान, रेसफ:त्र तलक्सार येथे राहणारे 
एदेनी लोक यांचा. माझ्या. वाडवडिलंनी :विष्कंस! केका; 
त्यांचा- त्या राष्ट्रांच्या --बेबांनीं बचाव. ::-केला.- काय: 
१३ हॅमाथाचा : राजा; . अपोदाचा:-.रांजा : -सफरवाडेम 
शहर, हेना व॒इव्वा यांचा “राजा* हे कोठे आहेत 


३५७ 


अ» ३े७%१४-२७ 





१४ हिज्कीयारने जासुदांच्या हातून तें: पत्न घेऊन 


म $ 


व व व 


तू माझी प्रार्थना केली; २२९ तर त्याच्याविषयी 
परमेश्वर वचन बोलला आहे. कीं सीयोनाची कुमारी तुला 
तुच्छ .ळेखिले व तुझा उपद्ास करिते; यरुशलछेमाची 
कन्या तूं पाठमोरा झालेला पाहून आपलें मस्तक 
'हांळविते. २२ तू कोणाची निंदा केली १ कोणाच्या 
बिरूद. दुभोषण केलें १ कोणाच्यो: विख्दध 'ताठ्यानें 
बोललास ६ कोणावर :. आपल्या .  भोबया . चढ- 
विल्या १ इत्लाएहाचा जो पनित्र प्रभु त्याजवर? २४ तूं 
आपल्या सेवकांच्या दारे प्रभूची निंदा कलून म्हणा- 
सास, मी आपल्या बहुत रयांनिशीं पर्वतांच्या 
आप्यांवर, ..लबानोनाच्या: अगदीं मध्यापर्यंत चढून 
आलें आहें; मी. .त्याचे उंच गंधसरू व. निवडक देवदारू 
वोहून टाकीन; त्याच्या अत्यंत - 'डूरच्या :..उच्चस्थानीं 


स्माच्या फळझाडांच्या राईत प्रवेश करीन. २५ भी 


जमीन खणून पाणी प्यालो; माझ्या परत्यांच्या तळव्यांनीं 
मिसर देझाचे सर्वे जल्थवाह मी सुकवून टाकीन... . 
“३६ तूं ऐकलें'ना १ मीं हें पूर्वकाळी केलें, प्राचीन 
काळीं योजिले असून आतां असें घढवून आणिलें की 
तुह्या हातून तटबंदीच्या . नगरांचां विष्वेस व नासधूस 


. व्हावी; २७ म्ह्णून त्यांतील रहिवासी बलहीन झाले, 


ते भयंमीत व फजोत झाले; शेतांतील हिरवळ, हिरवे 


तुझा मजवरला संताप मला ञअळक आहे.. २९ मज- 
बरल्या तुझ्या संतापासुळें व तुझा उन्मत्तपणा माझ्या 
कानांवर आल्यामुळें मी. तुझ्या नाकांत माझी वेसभ 
थ तुच्या तोंडांत. माझा लगाम घालून ज्या वाटेने तू 
आलास तिनेच तुला: परत. त्मवीन, 

३० आतां तुझा हॅ चिन्ह देतों: यंदा तुम्ही. आपोआप 
उगवछेठें खाल, पुढल्या वर्षी त्याला खोडवा फुटेळ तो . 
खाल; तिसऱ्या वर्षी तुम्ही पेरा, कापा, द्राक्षांचे मळे खवा. . 
व त्यांचें फळ खा. २१ यहूदाच्या घराण्यांतील निमाव- 
छेला अवशेष पुनः खालीं सूळ धरील व वर फळ देईल. 
३२ कारण यंरु्लळेमांतून अवशीष निघेल व सीयोन 
डोंगरांतून निभावठेळे निचतील; सेनाधीश परमेश्वराचा 
आवेश हॅ सिद्धीस नेई. 

३३ म्हणून अश्ुराच्या राजाविषयीं परमेश्वर म्हणतो, 
तो या नगराफ्येत येणार नाहीं; यावर एकंहि बाण सोडणार 
नाहीं; तो. ढाल घेऊन याशी सामना करणार नाहीं आणि 
यावर मोची रचणार नाहीं. ३४ ज्या वाटेने तो आला 
विनेंच तो परत जाइल; तो या नंगरापर्यंत येणार नाही; 
असें परमेश्वर म्हणतो. ३५ आपल्याकरितां ब माझा 
सेवक दावीद .याच्याकरितां या नयराचा बचाव . द्ोईल 
असें मी याचे रक्षण करीन. 

३६ मग परमेश्वराच्या दिव्यदूतानें जाऊन अड्छुरी 
गोटांतल्या एक . लक्ष पंचायशीं हजार लोकांस: मारिले; 
पहाटेस लोक- उठून पाहतात तों सवे प्रेतेंच प्रेते ! 
३७ ह्याप्रमाणे . अस्युराचा राजा सम्हेरीब. तळ उठवून 


माघारी चालता झाळा.. आणि निनर्वेंत जाऊन राहिला. 


ऊ्५्ट 


के 


शे> दे७३८८केट ४१८. 





१८ :वेव्हा. असें झालें कीं तो आपलें. दैवत निल्लोख । ११ मी. म्हटलें, . मला. परमेशाचे, जीगंतांच्या मूमीषर 


: याच्यां, देवळांत पूजा करीत असतां त्याचे पुत्र अद्रम्मे 
केक. ब. झरेसर यांनीं त्यास तरवारीने वघिलें ब ते 

- क्षराराट देशी पळून गेळे. मग त्याच्या आगी त्याचा 
चुत :एसर-हद्षेन राजा झाला. 

4.7 २$..स्या समयी हिज्कीया आजारी पहून 
३ ट॑ मराकयांस टेकला तेव्हां आमोजाचा पुत्र यशया 


संदेष्टा त्याजकडे येऊन त्याला म्हणाला, परमेश्वर | :- 


म्हणतो, आपल्या घराण्याची निरदातिरव कर, कारण 
आतां तू मरणार, जगणार नाहींस. २. तेव्हां हिज्कीयानें 
आपलें तोंड भिंतीकडे फिरवून फ्रमेश्वराची प्रार्थना 
केली. ३ तो म्हणाला, . हे...परमेश्वरा, मी : तुझ्यासमोर 
सत्यठेने व सात्विक मनार्ने वागलो आहे. ब - तुह्या 
शष्टीने जें योग्य. तेंच करीत आलों आहे हें.त्मर, अश्ली 
प्री तुला विनंति करितो. असें. म्षणून हिज्कीया मनस्वी 
रडला. ४ तेव्हां यशयाठा परमेश्वराचा संदेश आला 
तोंहा 


ऐेकठळी आहे, तुझे अश्रु पाहिळे. आहेत; पाहा, 


- मी. तुझें आयुष्य आणखी पंधरा वर्षे वाढवितो. ६. मी 


सुला. व ह्या. नगराला अस्यरच्या राजाच्या. हातांतून 
सोडवीन,: ह्या .नगराचें संरक्षण करीन. .७ परमेश्वर 
ब्रोलळा आहे, . ते करीलच, याविषयी ' परमेश्वराकडून 
'तुंढा. हें चिन्ह आहे : ८ पाहा, आहाजाच्या शंकुयंत्राच्या 
पायऱ्यांवर. सूयोबरोबर छाया - दहा पायऱ्या .उंतरली 
आहे, . तिला परत दहा पायर्‍या. वर आणितों. तेव्हां 
सूर्‍योबरोबर छाया. दहा. पायच्या उतरली होती ती 
दहा पायऱ्या मागें सरली. 

९. यहूदाचा राजा. हिज्कीया दुखण्यानें पडला होता 
तो. त्यांतून वांचल्यावर त्यानें लेख लिहिला तो ह्य 
१० मीं म्हटळें, माझ्या आयुष्याच्या सखावस्थेत 

मी अधोलोकाच्या द्वारांत प्रवेश करीन; 

माझ्या आयुष्याची अवशिष्ट वषे 

मजपासून हिरावून घेतलीं आहेत. 

१ अथवा: ऐन मध्यान्हीस. 


५ हिज्कीयास जाऊन सांग कीं तुझा 
-दावीद आचा देव परमेश्वर म्हणतो, मीं तुझी प्रार्थना | . 


१२ माझे घर सोडिले. आहे, तें धनगराच्या: राहुरी-.. 

सारखे उखळून नेण्यांत आठे- आहे; :.:... 

: कोष्ट॒याप्रमाणें मी आपे जीवित आडोपठे आहे; 

तो आयाच्या ताण्यांतून मला तोड्णार- आहे; 
दिवस जाऊन रात्र येईल तों तू नश 

.. . माझा अंत. करिशील, 

१३ सकाळपर्यंत मी आपलें. .मन शांत... करीत राहिळें 
तो सिंह्ार्‍माणें माझी सर्वे झडे मोडणार न 
दिवस जाऊन रात्र येडेळ तोंतू 

१४ निळवीप्रसाणें, सारसाप्रमार्णे मी चिंवचिंवलो; . .. 

पारव्याप्रमाणें मी घुमलों;.: वर पाहून: पाहून माझे 
डोळे:किणले. 

हे परमेश्वरा, मंजवर .ग्रइजब झाला आहे, 
मल्ल ज्ञामीन हो. 

१५ आतां मी कोय सांगूं £ 
त्याने मला वचन दिटें.ब. त्याप्रमाणें केलेंहि 9 
माझ्या. जिवाच्या . पीडेस्तव . माझीं. सवे वर्षे मी 

संथपणे क्रमीन. 

१६ हे प्रभू , अशा गोष्टींच्या -योगें 

लोक जीव घरून राहतात; 
त्यांतच सवेस्वीं माझ्या आत्म्याचे जीवित आहे; 
म्हणून तूंच मला बरें कर व जीवंत ठेव. 

१७ पाहा, माझ्या. बर्‍्यासाठींच ही पीडा. मला झाली; 
तू माझा जीव नाठागतेतून मायेने उद्धरिला; 
कारण तूं माझीं सवे पार्पे आपल्या पाठीकडे 

टाकिलीं आहेत. 

१८ अघोलोक तुझा धन्यवाद करीत नाही, 
म्त्यु तुझी स्तुति गात नाही; , 

१ अथबा: मी मृतांच्या लोकीं असतां मनुष्य माझ्या 


७५९ 


मर: बंदा ८.४8०15० 


_ तुझ्या. सत्याची अपेक्षा 
करीत नाहींत. 

१९ जीवंत, जीवंत माणूसच तुझा धन्यवाद करितो. 
तसा मी आज करीत आहें. क रत 
बाप तुझें सत्य मुलांस प्रकट-करितो. : :- 
२५ परमेश्वर मला तारण्यास सिद्ध आहे; 
म्हणून आम्ही आपलीं. तंतुवार्रे वाजवू | 
ती" संवै. आयुष्यभर परमेश्वराच्या ' मदिरॉरतः: वाजवू. 
२१ यंशथाने सांगितलें होतें कीं अंजिराची एंक चांदकी 
आणून गळवावर बांधा म्हणजे त्याला गुण बडेल. 
२२ हिज्कीयाने म्हटलें होतें, मी परमेश्वराच्या मंदिरांत 
"अडून जाईन याचें लिन्हःकाय १. - :- - 
१. त्यो वेळी ' बलंदानांचा'- पुत्र मरोदख- 
९९ बठदान, .' जो “ बाक्‍ेलंचा “रोजा, “ त्यानें 
हिज्कीयाला पत्रें वः: नजराणा हीं . पाठविली. 





कारण तो .आजारी पडल्यानंतर. बरा झाळोा' असें त्याने 
ऐकलें होतें तेव्हां “त्यांजवर : हिज्कीयानें खुरा 
होऊन त्यांस आपले अमोल भांडार' दोखविळें; आपलें 
सोनेंर्पें. द्रव्ये, तेळ; -संगेळा' शद्षागार, . 


सारांदा, ' आपल्या. भांढागारांत. . होतें... कै. सगळें 
. त्यार्ने; त्यांस दाखविटें; त्याच्या घर्ंत : व - सगळ्या 
राज्यांत . त्यांना दाखवावयाचें कांहीएक रांहिळें नाहीं 
- .जे. सग यकयो संदेष्याने हिज्कीया राजाकडे येऊन 
विचारिलें, द्दीं मनुष्ये काय म्हणाली, व आपल्याकडे कोठून 
आलीं ६ हिज्कीयानें उत्तर केलें, तीं दूर - देशाहून, बाबेला- 
हून मजकडे आलीं होतीं. ४ मग त्यानें विचारिलें, 
त्यांनी आपल्या घरांत कांयकाय पाहिलं १ हिज्कीयानें 
म्हटळें, माझ्या घरांतळें सवे कांहीं त्यांनां पाहिलें; त्यांला 
माझ्या भांडागारांतळें दाखविळे नाहीं असें कांहींच 
-नाहीं.. ५. तेव्हां यशया हिज्कीयाला म्हणाला, 
सेनाधीश प्ररमेश्वराचें वचन ऐक: ६. पाहा, असे 
दिवस येत आहेत कीं तुझ्या घरांत जें कांहीं आहे व 
तुझ्या वाडवडिलांनीं जें आजवर. सांठ्वून ठेविळें आहे, 

३ अथवा बरोदख-बलदान ( २ राजे २०: १२ 
पाहा. ) 


'तेंःसवे बाबेळास. नेण्यांत. येईल, कांही - विलठक- राहणार 


नाहीं, अले परमेश्वर म्हणतो. ७ जे पुत्र तुला होतील, 


तुझ्या पोटी निमोण होतील, त्यांपैकीं कोणांस घेऊन जाण्यांत 


येईल ते बाबेलच्या राजवाल्यांत खोजे होऊन राहतील. 
८ तेव्हां हिज्कीया यशयाला म्हणाला, तूं सांगितलेले 
रमेशवरत्वे वचन .यथायोग्य आहे. तो आणंखी म्हणाला. 
.माझ्या काळीं तरी. शांतता व॑ स्थिरता राहील. 


१ खांत्वन करा, भाझ्या लोकांचें सांत्वन 
९०७ करा, असें तुमचा देव म्हणतो. २ यरुवलेमार 
: हया मनाला धीर येईल असें बोला, त्याला 


'पुंकाळ्नं' -सांगा, तुझें युद्ध संपे आहे, तुझ्या पापा- 
'बरॅईलचा दंड मिळाला आद्दे; परमेश्वराच्या हातून तुक्ष्या 


'सवे पापांचा तुला दुप्पट बदला मिळाला आहे. , 
३ घोषंणा करणाऱ्याची वाणी ऐकूं येते कीं अरण्यांत 


'परमेश्वराचा. मार्ग सिद्ध करा, .आमच्या देवासाठी रानांत 


सरळ राजमार्ग करा. ४ प्रत्येक खोरें उंच होवो; अत्येक 
डोंगर व टेकडी सखल होवो; उंचनीच असेल तें सपाट 
होवो व खडकाळीचें. मैदान होवो; ५ म्हणजे परमेश्वराचे 
गौरवं प्रगट होईल. आणि सर्वे मानवजाति एकत्र“मिळून 
तें पाहील, कारण हें बोलणें परमेश्वराच्या तोंडचे आहे... . 

६ घोषणा, कर, अक्षी वाणी ऐकू आली. तेव्हा 
कोणीएक म्हणाळा, काय घोषणा करूं £ सव मानव- 
जाति गवत आंहे, तिची सवे शोभा वनांतल्या फुलासारखी 
आहे; ७. गवत सुकते, फूल कोमेजतें; कारण परमे- 
श्वराचा फुंकर त्यावर पडतो; लोक खरोखर गवंतच 
आहेत. ८. गवत सुकते; फूल कोमेजते, पण आमच्या 
देवाचें वचन सवेकाळ कायम राहतें.. 

९ सीयोनासे . सुवात सांगणाऱ्ये, उंच डोंगरावर 
चढ; यरशलेमास सुवार्ता. सांगणाऱ्ये, आपला स्वर 
जोरानें उंच कर, कर उंच, मिऊं नको; यहूदाच्या 
नगरांस म्हण, तुमचा देव पाहा. १० पाहा, प्रभु पर- 
मेश्वर पराक्रम्यासारखा येत आहे; त्याचा भुज त्याचें 

१ अथबाः सुवा्तिके सीयोने, उंच 

२ अथवा : स॒वार्तिके यरठालेमे, आपला 





३६० 





त्रमुत्व चालवील; पाहा; वेतन त्याजजवळ आहे, 
- वः” प्रतिफळ त्याच्या हाती आहे. ११ मेंढपाळा- 
'ग्रमाणे तो आपल्या कळपास चारील, कोकरें . आपल्या 
कबेंत घेऊन उराशी घरून वाहील, ' आणि-:पोरें 
'पॉ्जणाऱ्यांस संभाळून नेईल. 

*- “१२ जलाचे माप आपल्या चुळक्याचें कोणीं केलें 

आहे १ आकाशाचे. माप आपल्या वितीनें कोणीं घेतलें 
आहे ? प्रथ्वीची धूळ मापाने कोणीं. .मापिली आहे १ 
डोंगर कांठ्यारने ब टेकड्या तराजूनें कोणीं तोलिल्या 
आहेत १ १३ परमेश्वराच्या आत्म्याचे नियमन कोणीं 
केलें आहे १ त्याचा मंत्री होऊन त्याला कोणीं शिक- 
बिळें आहे १? १४ त्यानें कोणाला मसलत विचारिली ? 
सन्मागोविषयी समज देऊन त्यांला कोणीं किक्षण 
दिलें १ त्याला कोणीं ज्ञान शिकविले १ -सुज्ञतेचा मागे 
त्याला कोणीं दाखविला १ १५ पाहा, त्याच्या हिशोबी 
राष्ट्र पोहऱ्यांतल्या जलबिंदूसमान, तंराजूंतल्या रजा 
समान आहेत; पाहा, द्वीपेंहि तो धुळीच्या कणांसारखीं 


उचलितो. १६ ल्बानोन जळणास पुरावयाचा नाहीं व' 


त्यावरील वनपश्रु होमास पुरे पडावयाचे नाहींत 
१७ सवे राष्ट्रे त्याजपुढें कांहींच नाहींत; त्याच्या 
हिशोबीं ती अभाव व झून्यता यांहूनहि कमी आहेत. 

१८ तुम्ही देवाला कोणाची उपमा द्याल ? त्याच्याशीं 
कोणती प्रतिमा लावून पाहाल £? १९ कारागीर मूर्ति 
ओतून तयार करितो, सोनार तिला सोन्याच्या पत्र्याने 
मढवितो, तिच्यासाठी चांदीच्या सांखळ्या घडितो. 
२० जो दारिदयामुळें अर्पण आणण्यास समर्थ नाहीं तो 
न कुजणारें लाकूड निवडून घेतो; न ढळणारी 
अशी मूर्ति बनविण्यासाठी तो चतुर कारागीर शोधून 
काढितो. २१ तुम्हांस कळत नाहीं. काय १ 
ठुम्हांस ऐकू येत नाहीं काय £ प्रार्रभापासून 
तुम्हांहा हे कळविलें नाहीं काय १ पृथ्वीचा पाया 
घातल्यापासून हे तुम्हांस समजलें नाही. काय १ 
२२ हाच तो एश्‍थ्वीच्या वरील नभोमंडळावर आरूढ 
आला आहे; तिच्यावरील रहिवासी टोळांसमान आहेत; 
ते, आकाश मलमलीप्रमाणें पसरितो, राहण्यासाठी तंबू 


ताणितात तसें तें तो तांगितो. २३ तो अधिप्तींना 
अभावाफ्रत पाठवितो, 'एथ्वीच्या न्यायाधीशांना शल्यबतः 
करितो. ' २४. त्यांना लाविलें न लाविलें, . पेरिळें जे: . 
पेरले, त्यांचें मूळ भूमीत रुजळें. न स्जळेः तोंच :तो' 


त्यांवर फुंकर. मात्र घालितो. म्हणजे ते सुक्कून -जातात; .. 
वांदेळ स्यांसं भुसांप्रमाणें उडवून नेते. --२५ मी: कोणाशी . 


तुल्य” आहें. म्हणून त्यांची उपमा. मला: तुम्ही याळ 
असें पवित्र प्रभु म्हणतो. २६ ' आपले डोळे 
कून पाहा; ह्यांना कोणीं उत्पन्न केळं तो. त्यांच्या 
सैन्याची मोजणी करून त्यांस बाहेर आणितो; - तो 
त्या सर्वांस नांवांनीं हाका मारितो, तो महासमर्ष 
व प्रंबळ सत्तांधीश आहे; म्हणून त्यांपैकी कोणी उणा 
पडत नाहीं. " 

२७ हे याकोबा, असें कां म्हणतोस, हे इस्वाएला, 
असें कां बोलतोस कीं. माझा मार्ग परमेश्वरापासून गुष्ठ 
आहें व: माझा न्याय :ळेवाच्या दृष्टीआड झाला आहे ६ 


| २८' सुला कळलें नाहीं काय? तूं ऐकळें नाहीं काय १ 


परमेश्वर हा संनातन देव, परमेश्वर, दिगंत पृथ्वीचा 
उत्पत्नकेता, थकतभागत . नाहीं; ' त्याची बुद्धि अगम्य 
आहे. २९ तो भागलेल्यास जोर देतो, निर्बलास विपुल 
बंल देतो. ३० तरण थकतात, भागतात; भरज्वानींतळे 
ठेचा खातात; ३१ तंरी परमेश्वराची आश्या घरून 
राहणारे . नवीन शक्ति संपादन करितील; ते गरुडां- 
प्रमाणे पंखांनी वर उडतील; ते घावतीळ तरी दमणार 
नाहींत, चालतील तरी थकणार नाहींत. 

१ अहो द्वीपांनो, मजपुढें गप्प राहा; राष्ट्रे 


" ९ ९ नवीन शक्ति संपादन करोत; तीं जवळ येवोत 


मग बोलोत; निवाडा करण्यास आपण एकत्र 
जमूं. २ ज्याच्या पावलांस धामिंकता अनुसरते, अश्ञाची 
उठावणी उगवतीकडून कोणीं केली ६ राष्ट्रें त्याला वशा 
होतील असें तो इरितो; राजांवर त्याची सत्ता बसबितो, 
तो त्यांस घुळीसारखे त्याच्या तरवारीच्या स्वाधीन 
करितो, व उडणाऱ्या धसकराप्रमाणें त्यांस त्याच्या 
धनुष्याच्या स्वाघीन करितो. ३ तो त्यांचा पाठलाग 
करितो, ज्या वाटेंत त्यानें कधीं पाऊल ठेविठें नव्हतें 


७६१ 


अ० ४०५१०-हेरैन्र ण 


अ०४१५३--२६ 


यशया 





तिर्ने तोर्बिनधोक जातो. ४- हे. काये कोणी केलें & तें 
- झेवटास कोणीं मेठें १ जो प्रारंभापासून एकामगूनः एक 
पिढ्या-तन्मास-आणितो त्यानेच. तो.-मी: परओेश्वर आदि 
भाहें :वं अंती -<असजार्‍्यांसहहि : तो. मीच आहेः . ५ डीप 


सोबत्याला साहाय्य केळे; प्रत्येक-आपल्या:त्रंधूस म्हणाला, 
हिंमत धर. ७;ओोताऱ्यानें सोनाराळा, झातोख्यानें गुळ- 
गुळीत करणाऱ्याने ऐरणीवर घण मारणाऱ्याळा, धीर 
दिला आणिं सांधा चांगला. बसला असें ग्रहटेलें ब मूति 


सावरितों.. ११ पाहा, जे तुजवर छन्न झाळे ते ठज्दित 


तुझा उजवा हात धरून म्हणत आहें कीं, मिऊं नको. 
मी तुझें साहाय्य करितों. १४ हे कीटका, याकोबा, 
इस्लाएलाचे लोकहो, भिऊं नका, असें परमेश्वर 
म्हणतो; मी तुझें साहाय्य करितों; . इस्चाएलाचा पवित्र 
प्रभ तुझा उद्धरती आहे. १५ पाहा, मी तुझें तीण, 
नेवीन व दुधारी असें मळणीचें आऊंतं बनवीत आहें 
तू डोंगर मळून त्यांचा चुराडा करिक्षीक व टेकल्यांचा 
असा करिक्षील. १६ तूं. त्यांस उफणशील, वारा त्यांस 
उडवून टाकीळ, वावटळ त्यांस उधळून देईल; आणि 
सूं परमेश्वराच्या ठायी उद्चास पावक्षीठळ; इस्राएलाच्या 


पवित्र: प्रभूचा: अभिमान घरिशील. । 
५७दीन व दरिदी पाणी शोधितात पण तें कोठेच नाहीं. 


त्यांचीःजीमे लह्मनेने कोरडो पडली आहे; स्मांची विनंति:मी 


परमेश्वर. ऐकेन, सी इखाएलाचा देव त्यांचा त्याग करणार 
नाहीं. १८ मी उजाड टेकब्यांवर नद्या..व.जोल. द्यांतून 
झरे वाहकीन; मी. .अरण्य पोण्याचें तळें.. व निर्जल 
प्रदेश अळप्रवाह करीन.. १९ अरण्यांत : मी.. गंघसरू, 
बाभूळ, मेंदी. व कग्हेर यांची लावणी करीन ब रानांत 
सरू, देवदारू, ध भद्रदारू एकत्र लावीन. २०  येणेंकरून 
लोक: तत्काळ पाहतील, जाणतील, मनन करितील व 
ससजतीळ. कीं, परमेश्वराच्या हातून हे झाळें आहे; 
इल्नाएलाच्या पवित्र प्रभूने हें उत्पन्न केलें आहे. 

- २१ परमेश्वर. म्हणतो, आपला वांद पुढें आणा; 
याकोबाचा 'राजा .म्हणतो,. तुम्ही. आपळे बळकट पुराने 
आणा. २२ ते आणा व पुढें काय घडणार तें आम्हांस 
कळवा; प्रथम घडणाऱ्या गोष्टी. कोणत्या तें. सांगा, 
म्हणजे. त्यांचा. आम्ही विचार करूं व त्यांचा अखेर 


देव | परिणाम काय तो पाहूं; अथवा पुढें होणार्‍या गोष्टी 
; | आम्हांस ऐकवा. .२३२ . पुढें काय होईल तें कळवा 


म्हणजे. तुम्ही देव आहां असें आम्ही समज; तुम्ही 
बरेंवाहैट कांहीं तरी करा, म्हणजे आग्दी तत्काळ 
चकित होऊन पाहूं. २४ पाहा, तुम्ही कांडींच नाहीं. 
दुमच्या हातूत कांहीएक होणें नाडी; तुमची निवड 
करणारा साक्षात्‌ अमंगळ होय. | 

२५ मीं उत्तरेकडून एकाची उठावणी केली आहे; 
तो आला. आहे; जो माझें नाम घेतो त्याची मीं 
सूर्याच्या उगवतीकडून उठावणी केली आहे; चिखल 
तुडवितात किंवा कुंभार मातीचा गारा. तुडंवितो तसा 
तो अधिपतींस तुडवील. २६ आम्हांस समजावें म्हणून 
हें प्रारंभापासून कोणीं प्रगट केळें £ तो न्यायी आहे. 
असें आम्दी म्हणावें म्हणून पूवकालापासून कोणीं 
सांगितलें £ हें कोणींच कळविलें नाहीं; कोणीं हॅ ऐक- 
बिळे नाही, कोणीं तुमचे शब्द ऐकले नाहींत. 

१ अथवा: आम्दी एकमेकांविषयी स्प्धोयुक्त होऊन 
त्यांकडे पाहूं. 





४७६२ 


यशया. 
२७ मीच 'प्रथस .सीयोनास 'म्हणालो, हें पाहा, मीं 


अ 3१:२9-द२९श३ 


ज्या खेड्यापाड्यांत केदार वसत आहे तीं, माण्याचा . गजर 


यस्हाळेमासाठीं सुवार्तिक नेमिला आहे. २८ मीं पाहतो । करोत; सेलाचे. रहिवासी उत्सद करोत, ते : टेकच्धॉर्यपा 


वो कोणी. दिसेना; मी विवारितो तों त्यांच्यामध्यें उत्तर 
केहेळ असा एकहि मंत्री नाही. २९ पाहा, ते सवे 
वयच : आहेत; त्यांची कृत्ये निरर्थक 'आहेते; त्यांच्या 
ओळतींव मूर्ति वायफळ व श्ून्यवत आहेत 
१ पाहा, हा माझा सेवक, याला मी आधार 
२ आहे; पाहा, हा माझा निवढरेला, याजविषयीं 
माझा जीव संतुष्ट आहे; याच्याठायीं मी आपला 
आत्मा घातला आहे; तो राष्ट्रांस न्याय प्रात करून 
देशेल. २ तो गवगवा करणारः नाहीं; तो आपला स्वर 


माथ्यांवर मोठ्याने जयधोष . करोत. : ५२ ते परंमेश्वराषें 
गौरव करोत, द्वीपद्रीपांतरी त्याचा ग्रुणानुवाद करोत; 
१३. परमेश्वर वीराभ्रमाणें निघेल; . रणघुरंघराप्रमो्णे 
तो.. आपल्या आंवेशाचें उद्दीपन करील; तो प्रचंड 
झब्दः करील; तो रणशब्द. करील; तो ::स्वशत्रूस 
आपला प्रभाव दाखवीछ, 

१४ मीं दोघेकाळ मौन धरिले; मी स्तच्घ राहिलो; मी 
स्वतांला आवरिलें; वेणा देणाऱ्या क्लीप्रमाणे मी आतां कुथत 
आहें, उसासे .व घापा. टाकीत आहे. १५ मी पंबेत ब 


उदर करणार नाहीं, तो रस्त्यांतून 'पुकास करणार . नाहीं. | टेकण्या उद्‌ध्वस्त करीन, त्यांदरचा झाडपाला सुकवीन; 
३ चेपलेला बोरू तो मोडणार नाहीं, .. मिणमिणती वात | नद्यांची बेटें. करीन, तळीं आटवून टाकीन, 


तो विझविणार . नाही; तो. सत्याने म्यायाची प्रगति । 


करीर. ४ पथ्वीवर न्याय स्थापीपर्यंत तो मंदावणार नाहीं व. 
मंगणार नाही; द्वीपे त्याच्या. धमेझालाची प्रतीक्षा करितात; 
५ आकाश निमोण करून  विस्तारणारा, 


गर्वीचा व॒ तिच्या उपजाचा फैलाव करणारा, 
तिच्यावरील लोकांत प्राण घाळणोस ब . तिच्यावर . 


सेंयार. करणाऱ्यांस जीवित देणारा. देव परमेश्वर असें 
म्हणतो; ६ मी परमेश्वराने न्यायानुसार तुला बोलाविटें 


आहे, मीं तुझा हात घरिला आहे, तुला सखिलें आहे; तूं . 


ळीकांस्त करार व राष्ट्राला प्रकाश देणारा असें मी तुला 
करीन; ७ अंघळ्यांचे डोळे. उचढावे,.. बंदिशाळेंतून 
बंदिवानांस . ध.. अंधारांत बसलेल्यांस कारागृहांतून 
बाहेर काढावें म्हणून मी असें करीन. ८ मी परमेश्वर 
आहें; हें. मार्शे नाम आहे; मी. आपलें गौरव दुसऱ्यास 
देऊं देणार नाहीं; मी. आपली प्रशंसा मूर्तीस प्राप्त होऊं 
देणार नाहीं. ९ पहिल्या गोष्टी घडन चुकल्मा आहेत; 
नव्या गोष्टी मी विदित करितों; त्यास आरंथ होण्यापूर्वी 
त्या तुम्हांस ऐकवितों. 

१० अहो समुद्रावर पर्यटन करणारे व त्यांत राह- 
णारे सव्रे लोकहो, अहो ड्रीपांनो, तुझी आपल्या रहि- 


१६. माहीत नाहीं अशा  स्त्त्यार्ने मी अंघळ्यांस 
नेशन; आज्ञात आजा. मार्गीनी मी त्यांस चालवीन; 


त्यांच्यापुढे अंधकार प्रकाश होईल व' उंचसखल... जागा 


संपाट मैदान: होईल असें करीन.. ह्या गोष्टी मी करणार, 
सोल्यार. नाहीं... १७ जे कोरीव मूर्तीवर भाव 
ठेवितात, भोतींब. मूतीला तुम्ही आमचे देव आहां 
असें म्हणतात, . ते. उलथून पडढतीळ व परम 
१८ बहिऱ्यांनो, ऐका; अंघन्यांनो, पाहा, म्हणजे 
तुम्हांस दिसेल. १९ माझ्या सेवकाखेरीज कोण अंघळा 
आहे १ मी पाटवितों..त्या माझ्या दूतासारखा कोण: बहिरा 
आहे... १. माझ्या भक्तासारखा कोण अंधळा आहे£ 
परमेश्वराच्या सेवकासारखा कोणे अंधळा आहे? २« तू 
बहुत प्राहिळें आहे तें ध्यानांत ठेवीत नाहींस; त्याचे 
कान उघडे आहेत पण तो ऐकत. नाही; २१ परमेश्वर 
आपल्या न्यायपरायणतेसुळें प्रस्न झाला व आपल्या 
धर्मशाक्लाची महती व थोरवी. त्यार्ने वाढविली. २२ तरी 
हे ढटिलेले, नागविळेळे लोक आहेत; ते सर्व गतोच्या 
पायांत सांपंडळे आहेत, काराग्र्हांत कोंडिळे आहेत; 
ते भक्ष्य झाले आहेत, त्यांस सोहविणारा कोणी नाहीं; ते कट 


वाऱ्यांसह परमेश्वराला नवंगीत गा, प्रथ्वीच्या, दिगंतापर्यंत | झाळे आहेत, आणि ती परत द्या. असें म्हणणारा कोणी नांदी. 


त्याचीं. स्तोत्रे गा. ११ अरण्य व त्यांतील नगरे, आणि 


२३. याकडे तुमच्यांतळा.. क्रोय कान देईल £ 


४७६३ 


अ«:चरः२२-७३२३ 








क दला 


असुडें कोण ल्क देऊनं हें ऐकेल ६ २४ याकोबाळा: लटीस 
कोणीं ---जाऊं.. दिले? इख्ाएलास.. ठटारूंच्या स्वाधीन 


कोणी केळं? ज्या परमेश्वराविरुद आम्ही पाप केलें व मी 


त्यानेच की. नाहीं? त्याच्या मार्गांनी ते चालेनांत, त्याचें 
धर्मशात्र ते ऐकेनात;. २५ म्हणून त्यानें स्यांजवर 
आपला कोप, आपला संताप बंः युद्धाचा गहजब. यांचा 
वर्षाव. केला; त्याला -चोझेंकहून. आग . लागली *.तरी 
त्याला कळलें नाहीं; तिचा भडका. झाडा : तरी त्याचे 
त्याचीं पर्वा केली नाहीं. 
१ तरी - आतां. हे. याकोबा,: तुत :उत्पभ्नकता, 
९७३. आणि हे 'इत्लाएत्य; तुझा: निर्माणकर्ता परमेश्वर 
असें म्हगतो; . मिळे .नको; कारण: मीं: तुला 
सोडविळें अहे; मीं तुला" तुझ्या नांवानें *हीक मारिली 
आहे; तूं माझा : आहेस. २. तूं. जलांतून चाखील तेव्हां 
बुड्यावयांच्या नाहींत; - अमीत - पडीक ' सै्हा “त 
भोजावयाचा नांहींस; ज्वार तुळा पोह नाहीं. 
३ कारण'मी परमेश्वर तुझा' देव आहें;. मी इखाएखचा 
प्रवत मसु तुझा. त्राता. आहें; भी तुह्वाकरिता! मिसर 
खंडादाखळे दिला आहे, तुझ्याबद्दल कूदा: वः सबा दिले 
आहेत. ४ तूं माझ्या दृष्टीनें अमोल आहेस तू. मोठ्या 
भोग्यसेच्य आहेस व- मीः तुजवर प्रेमे करितों, 'म्हणून 
हुजबहल, तुझ्या. जिकानईल/-मलरष्ये;” राष्ट्रे, ममी -बेहेमः 
५.:मिऊं--नको, कारण "श्री: तुझ्याबरोबर :- आहें; मी 
तुझा वंश उगवतीकडून :आणीच;*मावळतीकडून ठुला<मी 
एकवट करीत. ६ मी 'उत्तरेला>'म्हणेन,.. देऊन .: टॉक; 
दक्षिणेला म्हणेन; अंटकाबे “करूं मको; 'माझेः पुत्र दुरून 
वआ्या' कन्या. दिगतापासून घेऊन: ५ "ज्यांस 
माझें माम ठेविलें, ज्यांस माझ्या: गौरवासाठीं : उत्तन्न 
केलें, निर्माण केळे आणि घडिलें. त्या सर्वास घेऊन: या. 
"“" ८ डोळे असून अंघळे, कान असून बहिरे अशा छोकांस 
घेळंन यां. ९ सवे राष्ट्रॅ* एकत्रं जमोत, लोक एकवटोत 
अशा गोष्टी त्यांतला कॉण सांगेळे १. पूर्वी. घडलेल्या 
गोष्टी त्यांनी ऑग््हास ऐकंवाव्या; त्यांनी आपलें खरें 
साक्षी आणावे; त्यांनी'-ते॑ ऐकून म्हणावें 





माझ्यानंतरंहि कोणी होणें . नाहीं हें: तुम्हांला समजावे 
म्हणून तुम्ही माझे साक्षी आहां, तूं माझा निवडलेला 
सेवक आहेस. ११ मीच . परमेश्वर आहें, माह्या- 
क्षिवाय्र कोणी त्राता नाहीं. १२ मींच तारण विदित 
केलें, शक्त कर्र्त दिळें व.. समजाविले; तुमच्यामध्ये 
कोणी. अन्ये देव नव्हता; म्हणून तुम्ही माझे साक्षी 
आहां व. मीच. देव: आहे असें. परमेश्वर म्हणतो. 
१३ येथ्‌स. पुढढेंहि मीच तो आहें; माझ्या हातांतून 
कोणाला :,श्वोढवून घेतां येणार नाहीं; मी करितों ते 
कोणाच्यानें पालटवर्णार $ 
१४ परमेश्वर तुमंचा उद्धार करणारा, इल्लाएलाचा 
पवित्र:परड्जु'असें म्हणतो, : तुम्हॉसाठी मीं बाबेलास: निरोप 
पाठविछा आहे; 'तेथीळ सवे खास्यांस त्यांच्या अभिमाना- 
स्पद-जहार्जांत बसून पळावयास छावीन. १५ मी परमेश्वर 
तुमचा. प्रवित्र-,फ्रली आहे; मी इसाएल््रचा उत्पन्नक्ता, 
तुमचा. सजा आहें: 4$ जो ससुब्रांत मागे; प्रचेड: परवाहंत 
वाट करितो, १९ ज्यानें रथं वःत्योडे, सैण्यःच वीर यांस. 
बहेर .::काढिल्यामुळें ... ते: एक्तत्र' पडे आहेत; 
त्यांच्यारने: उठबेतः ग्राही, ते: विक्षळे- भाहेत;--बातीममार्णे 
मालवळे. आहेत; (असा-.जो 'बरंमोधर ':तो'॥्द्षणती कीं: 
१< पूर्वीच्या गोष्टींत्री' :आठबण करू सका; : जुन्या गोष्टी 
मनांत. आणू. नका?!१९. पाहा, मीः एकःनवीनः गोष करणार 
आहें: आतांच . ती. "उद्भवत : आहे; :तुम्ही ती :पाहणार 
नाहीं काय ६ मी अरण्यांतःसडक करीन, मरुभूमींत नद्या 
वांहवीन..२० कोल्हे च दाहामय माझें त्तवन करि 
तील; कारण मी आपल्या लोकांस, आपल्या निवेडलेल्यांस, 
पिण्यासाठी अरण्यांत जळे, मरुभूमींत नद्या देणार; २१ मीं 
आपल्यासाठी निमोण केलेले लोक माझें स्तवन करितील.. 
'२२ हे. याकोबा, तूं : तर. माझा धाबा केला 
नाहीं; हे इलाएला; माझाः तुला कंटाळा आला. २३ त. 
मला. होमार्पण करण्यासाठीं मेंढरे आणिली नाहींत 
मला यज्ञ करून माझे गोरव केळें नाही. मी 


- तुजवर अभापेबासाठी सक्ती केली . नाही, धूपाकरितां | आहां तुर यतम तची. रेडी. नारी, पूपासरता | माझ; मणवेमळ, कोणी देव. माहे. काय ?. मालेग 


- तुला आतं दिलय: नाही; २४ तं. पैसे देऊन मजसाठीं 


अ. "मला तृत्त “केळे ' नाही; तर. तू. आपल्या. पातकांची 


मजवर सक्ती-केली, तू आपल्या दुष्कर्मानीं-मलाः शिणविळे 


२५, ' मी; “आपल्याकरिता . तुझे झपराघ..पुसून- 


."दांकितों;- मीच तो; तुझीं पातके. स्मरत त्राही. “२९: मला 
"स्मरण दे; आपण एकमेकांशीं . वाद करू; .तुझें खरें 
ठरावे. म्हणून आपली बाजू -सांग. २७- तुझ्या मूळ- 
धुरुषार्ने पातक केलें, .तुझे मध्यत्थ माझ्याशी फितुरी 
करीत आले आहेत; २८ .म्हणून मीं पवित्र अधिपतींस 
अपवित्र . ठरविले; . याकोबाला. शापवद्य ते : इत्ााएलास 

“:: 7निवडलेल्या इस्नाएळा, ऐक; २ परमेश्वर तुझ्स 
निमोणकता, गर्भस्थानापासून तुझा घडणारा व .साहाय्यकती 
असेंउम्हणतो; हे माझ्या सेवका याक्रोबा, माझ्या निवडलेल्या 
यझुरूना, मिळं नको. ३ कारण.मी तृषित भमीवर पाणी 
आणि. रुक्ष भूमीवर जलधारा ओतीन; मी तुझ्य़ा 


१ तर.आतां माझ्या सेवका याकोबा, माझ्या 


संतानावर, माझ्या आत्म्याची :व तुझ्या. संततीवर 


माझ्या आशीर्वादाची -्रृष्टि करीन; ४ वाहत्या. पाण्या*: 
जवळ जसें वाळुंज'. उगवते; तसे ते .गवतामध्यें उगंब- 
तील. ५ तेव्हां..कोणी म्हणेल, सी परमेश्वराचा आहे. 
कोणी याकोबाचें नांव घेईल; कोणी आपल्या. हातांनें 
मी : परमभेश्वरावा, असें लिहील आणि इल्लाएल हें 
उपनांव घेडैल, * 

६ इल्लाएलाचा राजा परमेश्वर, त्याचा उद्भारकर्ता 
सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो; मी आदि आहें, मी अंत 
आहें; मजवेगळा देव नाहींच. ७ मीं प्राचीन 'काळच्या 
लोकांची . स्त्रापना केली तेव्हांपासून . मजसारखा 
संदेश. प्रगट करणारा कोण आहे ६ कोणी असला तर 
त्यानें बोलावें व मजपुढें प्रतिपादन करावें; त्यांनीं 
भावी गोष्टी व आतां होणाऱ्या गोष्टी सांगाव्या: ८ भय- 
भीत होऊं नका;. थरथर कांपूं नका; मीं मार्गच तुला 
हे. ऐकविळें व कळविळें की नाहीं १ तुम्ही माझे साक्षी 


' घडिला: ही मूर्ति. कोणीं न्यर्थ ओतिली-१. ११ 


: पेटवून . त्यावर भाकरी भाजितो; तो. त्याचा 


भर ४३५२१-४७१६ 


त्याचे. सवे मचुयायी .फजीत होतील; ही मूर्ति घंडविणारे 
मनुष्यच. आद्देत; - ते सर्वे . एकत्र. जमोत, पुढें. येवोत,, 
भयभीत होवोत, ते-सारे लज्बित होवोत. : 

%२ 'शोहार छिनी पाजवितो, तो पेटलेल्या कोळझांनीं 
काम करितो, हातोब्यांनीं मूतील्य आकार आणितो, तो 
आपल्या बाहुबलाने ती घडित्तो; त्यात्र भूक लागते व त्याची 
दा््ति:-गळते; तो. पाणी:,प्याला नाहीं तर. व्याकुळ. होतो. 
१३ सुतार सूत धरितो; गेहनें भ्राखणी करितो; कोरण्ययां- 
नीं कोरितो व. केबारानें 'शुणा करितो; आणि ती परांत 
ठेवण्याजोगी व्हावी - म्हणून तिला मनुष्याचा, आकार व 
सौंदर्य देतो. १४. कोणी. ओपणासाठी -गंधसरू तोडितो; 


वाढतें. १५ तें मनुष्यास. सर्पणाच्या. कामीं 9 
त्यांतठें.. कांही ढाकूड - घरेऊन: त्यानें. तो शेक. घेतो; ते 
देवहि 
बनवितो व त्याच्या पाय़ां पडतो;:तो त्याची. कोरीव मर्ती 


भाजून. खातो व तृप्त होतो; तो शेकतांना. म्हणतो, 
मला ऊब येत आहे, मला शेक लांगत आहे. १७ तो 
त्याच्या उरळेल्य़ा भागाचा देव  घडितो, म्हणजे कोरीव 
मूर्ति. आपल्यासाठी बनवितो; तो. तिच्या पार्या. पडतो, 
तिचे भजनपूजन करितो, तिची प्रार्थना ' करितो; तो 
तिला म्हणतो, माशें तारण कर, तूं माझा देव आहेस. 

१८ अशा मूर्तीस कळत नाहीं, समजत नाहीं; त्यांचे 
डोळे लिंपिळे असल्यामुळें त्यांस दिसत नाहीं; त्यांचीं हृदये 
लिंपिलीं असल्यल्मुळे त्यांना समंजत नाहीं. १९ कोणी हें 


७६५ 


अरू:च४:१९-४५;११ यशया 


ध्यानांत आणीत नाहीं; त्याचा अर्था भाग आपण क्षभींत । मनोरथ सिद्धीस . नेईल. तो यरुशलेमाविषयीं. म्हणेल, 
खाळिला, स्माच्या निखांऱ्यांवरः भाकर भांजिली, . मांस । तें बांघण्यांत येईल, मेंदिराचा पाया घालण्य़ांत येईेळ. 
भाजून खाल्ले आणि त्याच्या अबेदेषाची अमंगल-चवस्तु १ परमेश्वर म्हणतो, ,कोरेश माझा अमिषिक्त 
मी कशी बनवू ६ झाडांपासून. क्रोडिडेल्या काकडाच्या ' १४८९ आहे; त्याच्यापुढे राष्ट्रे. पादाकांत :करण्यासाठीं 
- पार्या मी कसा * पह 2. लेले मंदेणव्याइतेके कोणाला | :: रंमीं. त्याचा उजवा हात धरिला आहि; राजांस 
. .. ज्ञाने नाही, -अर्कल नाही. '२*तो रॉखं भॅक्षितो; त्याचें ' आपल्या . कमरा सोडावयास मी लावितो; - त्याच्यापुढे 
इय मूढ झाल्यामुळें, तो. षहकंछा आहें; तो ऑप्ल : दरवाजे उघडतील, वेशी बंद राहणार -नाहींत;) असें 
जीव' बचावीत नाहीं; माझ्या उजव्या हातांत आहे. ती । मी :करितों. २ परमेश्वर त्याला म्हणतो, मी. तुझ्यापुढे 
साक्षात लबाडी नव्हे काय £ असें तो म्हणत नाही. ' चोळेंन ' व उंचसखळ असलेळें सपाट करीन; मी. 

२१ हे यांकोबा, हें. इलाएठा, ह्या गोष्टी स्मरणांत | पितळेच्या. दरवाजांचे फोडून तुकडे करीन, लोखंडाचे 
ठेव; तू माझा सेवक आहेस; मीं तुत्ग घडिळें आहे, | अडसर मोडून टाकीन. ३ तुला अंधारांतील निधि व 
तु. माझा. सेवक आहेस; हे. इत्नाएला, तुझा. मस्त विसर । गुत्त स्थलीं लपविळेळें घन देडेन, म्हणजे तू. समजज्ञील 
पडावयांचा नाहीं. २२ तुझे अपरांध . चुक्याप्रमाणे, | की तुला तुझ्या नांवानें हाक मारणारा मी परमेश्वर 
तुझी पातके अभ्राप्रमाणे मी नाहींतशी. केली आहेत; । इत्लाएठाचा देव आईहे, ४ माझा सेवक याकोब, माझा 
मजकडे फीर, कारण मी तुला उद्रिळे आहे. २३ हे | निवढळेला इल्लाए यांच्यामुळें मी वुझें नांव घेऊन 
आकाशा, जयघोष . कर, कारण 'परलेश्वरानें हें केळें | हाक सारिठी; तू. मला ओळखीत नव्हतास तरी सी 
आहे; अहो एव्वीच्या भघोभामंनो,  हषेनाद करा; । तुळा उपनांद दिळें. ५ मीच. परमेश्वर, अन्य. कोणी 








-. अहो पर्वतांनो, हे. वना, हे. त्यांतील: . अत्वेक श्क्षा, | नव्हे, मजवेगळा देव नाहीं; त. मला ओळखत नव्हतास 
झुम्दी जयेजयक्रार करा; कारण परमेश्वराने तरी मीं तुला सव्य केळे. ६ येणेंकरून सर्वांनी जाणावें 
उद्धरिळ॑ आहे; तो इस्ाएलाच्या ठायी . आपला. |.की. उगवतीपासून मावळंतीपर्यंत॑ मजवेगळा कोणी 
प्रताप प्रमट करितो. नाही; मीच परमेश्वर, अन्य कोणी नव्हे. ७ प्रकारा 


२४ तुझा उद्ारकर्ता, गंमीवस्येपासून तुला घडणारा । कर्ती, अंघाराचा उत्पन्नकता, शांतीचा जनक व 
परमेश्वर म्दणतो, मी वेस्तुमात्राका कता. परमेश्वर | आरिष्टाचा उत्पादक मी आहें; हॅ सवे करणारा भी 
आहे; मी. एकट्याने आकाश पसरिले, एग्वीचा विस्तार । परमेश्वर आहें. 
केळ, तेव्हां मजजवळ कोण होतें ? २५ खोठ्या | ८ हे आकाशा, वरून वृष्टि कर; आभाळ धार्मिकतेचा 
संदेष्टयांची चिन्हे खोटी करणारा, दैवज्ञांस वेडे ठर- | पाऊस पाडो; एथ्वी उकलो, तारण आणि धार्मिकता हीं 
विणारा, ह्ञारन्यांस मार्गे सारून त्यांचें हान मूखत्व । प्रफुल्रित होवोत; ती एकत्र उगवबोत; मी परमेश्वरच 
ठरविणारा मी आहें. २६ मी आपल्या सेवकाचा शब्द । ह्याचा उत्पन्नकता आहें. ; 
खरा. करणारा, आपल्या दूतांचीं संदेशवचरने सिद्धीस , ९ जो आपल्या ठउत्पन्नकत्यीशीं वाद घालितो त्यास 
नेणारा आहे; मी यर्दाठेभाविषयी. म्हणतों, त्यांत वस्ती ! धिक्कार असो; तो मातीच्या खापर्‍यांपैकी एक आहे 
होवो; यहूदाच्या नगरांविचयी म्हणतों, तीं बांधण्यांत | दूं काय करितोस असें माती आपल्या घडणाऱ्याला म्हणेल 
वैवोत; त्यांच्या उजाड झालेल्या स्थलांचा जीर्णोद्धार मी ! काय १ तुला हात नाहींत असें तुझें कृत्य तुला म्हणेल काय £ 
करीन; २७ मी खोल पाण्याच्या डोहास म्हणतों, कोरडा | १० तूं काय जन्म देतोस असें जो बापाला म्हणतो, आणि तू. 
हो, मी तुझे प्रवाह. आटवीन; २८ मी कोरेशाबिषयीं । काय प्रसवतेस असें जो आईला म्हणतो त्याला घिक्ार असो! 
म्हणतो, तो साझा मेंढ्याळ आहे, तो माझे सवे . . ११ इल्लाएलाचा पवित्र प्रस व त्याला घड- 

७६९६ - 


यया 





. ' म्हणतो, होणाऱ्या गोष्टींविषयी मला कोण 

. चिचारणार?-माझे'. पुच्न व माझ्या हातचे कृत्य हीं पाहा, 
असें मलाःकोण सांगणार£ १२ मींच पृथ्वी केलीःव तीवर 
मनुष्ये . उत्पन्न केटी; मीं म्हणजे माझ्या होतांनी आकाश 
न्यांय्ये तटीनि'कोरेशची. उठावणी केली; मी . त्याचे संगळे 
मार्ग-सरळ' करीने; तो माझें नगर बांधील व 'कांद्दीएक 
मोल अथवा मोबदला न घेतां बंदिवांन झालेल्या माझ्या 
लोकांस मुक्त करील, असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 

: १४ परमेश्वर असें म्हणतो, मिसराच्या श्रमाचें फळं 
कुशाची. कमाईहे व घिप्पाड सवाई लोक हीं. तुजजवळ 
येऊन तुझीं होतील;. ते तुझ्या मागून येतील; बेड्या 
घातलेले येतील, तुला दंडवत घालतील; ते तुला विनंति 
कशून म्हणतील कीं खरोखर ठतुजजवळ. देव. आहे, त्याज- 
शिवाय अन्य देव नाहीं, दुसरा देवच नाहीं. १५८ हे 
इखाएलाच्या देवा, तारका, तूं खचीत गूढ . देव आहेस. 
१६.ते सवे लज्बित व फजीत झाले आहेत; एकंदरीने 
मूतिकारांची फजिती ; उडाली आहे. १७. इस्ताएलास 
परंमेश्वराकहून सर्वकाळचा उद्धार प्राप्त झाला आहे; 
तुम्ही अनंतकाळ लज्जित व फजीत होणार नाहीं. 

'१८ आकाशाचा उत्पन्नकर्ता तोच देव,. पृथ्वीचा 
घडणारा व कतो तोच; त्याने तिची स्थापना केली; त्याने 
ती निर्जन राहावी म्हणून उत्पन्न केली नाहीं, तर तिजवर 
लोकवस्ती व्हावी म्हणून घडिली; हा परमेश्वर म्हणतो, 
मीच परमेश्वर आहें; अन्य कोणी नव्हे. १९ मी गुप्तपणे 
अंधकारमय प्रदेशाच्या स्थळीं बोललो असें नादीं; शून्य 
स्थळीं मता घुंडा, असें यांकोबाच्या वंशाला मी म्हणालो 
नाहीं; धर्मनीति सांगणारा, रास्त गोष्टी विदित करणारा 
असा मी परमेश्वर आहे. 

२० राष्ट्रांतून निभावळेल्यांनो, जमा होऊन या, सर्व 
मिळून जवळ या; जे असल्या कोरोंव- मूर्ति म्हणजे केवळ 
छाकरडें मिरकितात व उद्घार न करणार्‍या दैवतांची प्रार्थना 
करितात ते ज्ञानद्वन्य आहेत. २१ बोला, त्यांडा. समोर 
आणा; त्यांस आपआपसांत विचार करूं द्या; हें कोणीं पुरातन 
काळापासून ऐकविळें £ हें कोणीं पूर्वीपासून. कळबिळे १ 





अर ४५:११-३६:७ 





मीः परमेश्वरानेंच नव्हे. काय £ . मजवेगळा देंब नाहीं; 


मजंबांचून न्यायी ब तारणकतो दुसरा कोणी देव नाही. 


२२ प्रथ्वीच्या सवे सीमांनो, मजकडे वळा, उद्धार पावा; 
कारण मी देव आहें, अन्य कोणी नव्हे. २२ मीं. आपलीं 
शपथ: - वाहिली: आहे; माझ्या न्याय्यत्वाच्या मुखांतून 
वचन निघाळें आहे तें बदलणार नाहीं; ते हें की. मज- 
पुढें प्रत्येक जण. गुढडधा टेकील, प्रत्येक जिव्हा माझ्या 
ठायीं निष्ठेची दापथ वाहील. २४ मजविषयीं म्हणतील 
कीं. केवळ परमेश्वराच्या ठायीं न्याय्यत्व व सामथ्ये 
आहे; त्याला प्रत्येक जण शरण येईल; त्याजवर संतापलेळे 
सवे ' लज्जित होतील. २५ इस्लाएलाचा चंश परमेश्वराच्या 
ठायीं नीतिमान्‌ ठरेळ व त्याचा अभिमान. बाळगील. 
१. खेल. खचला आहे, नबो वाकला आहे; 
९ त्यांच्या. 'मूर्ति पाठाळांवर धातल्या आहेत; 
तुमच्यॉ* मिरवणुकीच्या मूर्ति थकलेल्या जनावरां" 
वर ओह््याप्रमाणें हादिल्या आहेत. २ तीं एकदम 
वाकलींखचलीं भाहेत; त्यांना हें ओझें सावरतां.. आलें 
नाहीं. तीं स्वतःच पकेहून नेण्यांत आलीं आहेत. 

३ हे याकोबाच्या घराण्या, इक्लाएल घराण्यांतील 
सवे अवदिष्ट लोकहो, ग्र्भवासापासून मीं तुमचें ओझें 
वाहिले; उदरांत होतां तेच्हांपासून तुम्हांस मी वाग- 
विले; माझें ऐका. '४ तुमच्या वृद्धापकाळापर्यंतहि . मीच 
तो आहें; तुमंचे केस पिकतं तोंपर्यंत मी तुम्हांस 
वागवीन; नि्मोणकती मीच आहे, वागविणारा मीच 
आहें; मी खांद्यावर वागवून तुमचा बचाव करीन. 
५ माझी कोणाशी तुठना कराल १ मला कोणाशी 
समान लळेखाल ? माझी कोणाशीं बरोबरी कराल कीं जेर्णे- 
करून ते मजशी समान ठरतील £ ६ जे. येलींतून सोनें 
ओतितात, जे कांग्यानें रपे तोळून देतात, त्यांचें देवत 
घडविण्यासाठी ते सोनारांस मजुरीनें. लावितात, ते 
त्याच्या पायां पढतात, त्याला दंडवत धालितात; ७ ते 
त्याला उच्ळून खांद्यावर घेतात, त्याला नेऊन. त्याच्या 
स्थानीं .स्थापितांत; तेथें तो उभा: असतो, आपल्या 
स्थानावरून हालत नाहीं; त्याचा घावा केल्यास तो येंत 


नाहीं, त्यांस संकटांतून तारीत नाहीं. 


७६७ 


अ० छद८-४८४२ 
. ८ अहो फितुरी लोकांनो, हें. लक्षांत आणून दृढ व्हा; 
हे. घ्यानांत वागवा. ९ प्राचीन काळापासुन घडलेल्या 
गत गोष्टी स्मरा आणि समजा कीं मीच. देव आहें, दुसरा 
कोणी: देव नव्हे, मजसमान कोणीच नाही. १० मी 
आरंभीच शेवट कळवितों, होणाऱ्या गोष्टी घडण्यापूर्वी 
त्या. मी प्राचीन काळापासून: सांगत आलों महे; . माझा 
संकल्प सिद्ध .होहेळ, माझा मनोरथ. मी: पूणे करीन. 
११ उगवतीकडून मी हिंख् पक्षी बोलावितों,' माझं 
कार्य सांधणारा. मी दूर देशाहून बोलावितों, मी बोलतो 
असें घडवूनहि आणितों, मी योजितो ते शेवटास नेतो. 
१२ धार्मिकतेपासून वूर असलेल्या अहो कठोर 
मंनाच्या लोकांनो, माझे ऐका. १३२ मी आपला न्याय 
जवळ. आणीत आहे, आतां तो दूर. नाहीं; मजकहून 
होणाऱ्या उद्धारास विलंब. :लागणार. नाहीं; मी.. सीयोनांत 
उद्धार स्थापित, हख्ाएलास माझे गौरव देतों; 
. _१ अगे बाबेलाच्या कुमारिके, खालीं. उतरून 
९४७ घळीत बैस; खास्य्यांच्या' कन्ये, सिंहासन. सोडून 
भूमीवर कैस; कारण तुला :यापुढें.-नाजूक व 
सुकुमार म्हणणार नाहींत. :.२ . जातें घेऊन धान्य दळ, 
आपला बुरखा भागे सार, ततत्राचा घोळ उचळून धर, 
मांड्या उघड्या करून .नदीनाल्यांतून पार चालत जा. 
३ तुझी काया उघडी पडू दे; तुझी ल्या दिसूं दे; मी 
सूड घेहेन, कोणाची ग्रय॒ करणार नाहीं. ४ आमच्या 
उद्धारकर्त्यांचें नाम सेनाथीहा परमेश्वर, इल्लाएलाचा 
पवित्र प्रम, असें आहे. ५.अगे खास्द्यांच्या कन्ये, गप्प 
बैस, अंधारांत जांऊन लप, कारण 'लोक यापुढें तुला 
राज्यांची स्वामिनी म्हणणार नाहींत. ६ मी आपल्या 
लोकांवर रुष्ट झालों, मीं . आपलें वतन अपवित्र केलें; 
त्यांस तुझ्या हातीं दिलें. तू त्यांजवर किमपि दया 
केली नाहीं, हृद्धांवर तू. आपळें भारी जू लादिलें. 
७. तूं म्हणालीस, मी सवेकाळ स्वामिनी राहीन, म्हणून 
तूं. ह्या गोष्टी घ्यानांत घरिल्या नाहींत, त्यांचा परिणाम 
लक्षांत आणिला नाहीं. 
- _.८ अगे विलासिनी, जी तूं निश्चित बसतेस ब मनांत 
म्हणतेस, मीच आहें, मजवेगळी कोणी नाहीं, मी विधवा 











होणार नाहीं, अपत्यहीनतेचा अनुमव मला घडणार 
नाहीं, ती तूं हॅ ऐक: ९ अपत्यहीनता व वैधव्य ही 
दोन्ही एकाच दिवशीं, एकाच क्षणीं तुला प्राप्त होतील; 
तुझे बहुविध मंत्रतंत्र व तुझीं विपुल चेटर्के यांस न 
जुमानितां: तीं तुजवर पुर्णपणे . गुजरतील. १० कारण 
तूं आपल्या दुष्टतेवर' भिस्त: ठेविली; तूं म्हणालीस, कोणी 
मला पाहत. नाहीं; तुर्झे शहाणपण व तुझे ज्ञान यांनीं 
तुला बहकविठें. म्हणून तू आपल्या मनांत म्हणालीस, 
मीच आहें, मजवेगळी कोणी नाहीं. ११ यामुळें मंत्र- 
तंत्रांनीं निवारितां येणार : नाहीं अक्षी विपत्ति तुजवर 
येहेल; खंडणी देऊन टाळितां येणार नाहीं असें अरिष्ट 
तुजवर येईल; तुझ्या घ्य़ानींमनीं नाहीं. असः नाश तुला 
एकाएकीं गांठील; 

१२ तर तुझे मंत्रतंत्र व बहुविध चेटकें, ज्यांचा जप-तूं 
तहुणपणापासून करून थकलीस, तीं आतां चालीव; कदा- 
चित्‌ त्याचा तुला उपयोग होईल, त्यांनीं कदाचित्‌. तुझा 
धाक बसेल. १३ तूं पुष्कळ मसलती करितांकरितां थकलीस; 
तर तुजवर काय काय येणार हे तुला दर चंद्रदरीनाच्या 
वेळीं कळविणारे ज्योतिषी व नक्षत्रे पाहणारे पुढें-येवोत; 
त्यांच्यानें तुझा बचाव होडेळ तर ते करोत. १४ पाहा, 
ते. घसकटासारखे झाले आहेत; अम्नीनें त्यांस भस्म 
केलें आहे; ज्वालेच्या तडाक्यांतून त्यांला स्वतांचा 
बचाव करितां येईना. हा शेकत बसण्याचा विस्तव 
नव्हे, भोवतीं बसण्याच्या शेगडीचा अभि नव्हे. १५ वू 
ज्यासाठी दिणलीस त्या तुझ्या लोकांची अशी गत झाली 
आहे; तुझ्या तारुण्यापासून तुझ्याबरोबर व्यापार 
करंणारे भटकत भटकत आपआपल्या स्थानीं जात 
आहेत; तुझा बचाव करणारा कोणी नाहीं. 

१ हे याकोबाच्या घराण्या, ऐक, तुला, इस्रा- 

९७८ एढ हें नांव आहे, तृ. यहूदाच्या झऱ्यांतून 
निघाला आहेस; तै. परमेश्वराच्या नामाची दापथ 
वाहतोस व इद्लाएलाच्या देवाचें त्तवन करितोस, पण 
सत्याने व घमोर्ने नव्हे. २ ते तर आपणांस पवित्र 
नगराचे म्हणवितात व इद्लमाएलाच्या देवाचा आश्रय 
करितात; त्याचे नाम सेनाधीदशा परमेश्वर आहे. 


३६८ 


अ० ४८६३-४९: 





0 मीं. मार्येच पूर्वीच्या गोष्टी सांगितल्या; माझ्या 
सर्खांतून त्या . निघाल्या, मीं त्या कळविल्या; मी त्या 
अकस्मात करूं लागलो, आणि त्या घहून आल्या. ४ तूं 
हद्दी आहेस, तुझ्या मानेचे स्नायु जसें काय लोखंड व तुझें 
कपाळ जसें काय पितळ आहे. हें मला ठाऊक होते; ५ 
म्हणून हे बहुत काळापूर्वीच तुला कळविले, तें घडाव- 
याच्यापूर्वीच तुला बिदित केळे; नाहीं तर तू म्हणाला 
असतास कीं माझ्या मूर्तीनें ते केळे; माझ्या कोरोंव 
मूर्तीच्या आज्ञेने व माझ्या ओतींव मूर्तीच्या आज्ञेने ते 
झले. ६ तूं हे ऐकले आहे, हें सवे पाहा; तुम्हांला हें 
कबूल करावयाला नको कांये ९? आतांपासून मी नव्या 
गोष्टी, गुह्य गोष्टीं, तुला माहीत नाहींत अशा गोष्टी तुला 
शऐेकविर्तो. ७ त्या आतांच उद्भूवल्या, फार मागे नाहींत 
त्या तुला आजपर्यंत ठाऊक नव्हत्या, नाहीं तर तूं म्हण- 
सांस, पाहा, त्या मला आधींच ठाऊक होत्या. ८ तूं त्या 
दोकल्या नव्हत्या; जाणिल्या नव्हत्या; प्राचीन काळा 
थासून तुझे कान उघडले नव्हते, कारण तूं विश्वासघातकी 
आहेस; ग्रर्भवासापासून तुला फितुरी हें नांच पढलें 
आहे, हें. मला ठाऊक होतें. ९ माझ्या नामाप्रीत्यथ 
मी. आपला क्रोध लांबणीवर टाकिला; तुझा उच्छेद 
करू नये म्हणून माझ्या प्रशंसेप्रीत्यर्थ मीं स्वतांला आव- 
रिले. १० मी तुला गाळिळें आहे, पण स्प्याप्रमाणे 
नव्हे; मी दुःखरूप भट्टीत तुला कसोटीस लाविठें आहे. 


इतरांस देत नाहीं. 


१२ हे याकोबा, मीं बोलावलेल्या इस्राएला, माझें 
शेक; मी तोच आहें; मी आदि आहे व अंतहि आहे. 
१३ माझ्याच हातानें एथ्वीचा पाया घातला; माझ्या 
उजव्या हातानें आका विस्तारिठें; मीं हाक मारितांच 


व्हा, ऐका; त्या मूर्तीपैकी कोणी ह्या गोष्टी कळविल्या १ 

परमेश्वरास प्रिय असलेला मनुष्य आपल्या इच्छेप्रमाणे 

बावेल्चें करील; तो आपलें भुजबळ खास्यांवर चालवील, 
- ९ 


| $ 

| 

ती मजपुढें एकत्र उभी राहतात. १४ तुम्ही सवे जमा 
द 


१५ मी, केवळ मीच बोललो आहें; मी त्याला बोलाविळें 
आहे, त्याला आणिलें आहे. 'त्याचा आयुष्यक्म सफेळ 
होहेळ, १६ तुम्दी. मजजवळ या, हें. ऐका; प्रारंभा- 
पासून मी. गुप्तपणे बोललो नाहीं; ते होऊ' लगर्ल्या- 
पासून तेथें मी आहेच; आतां प्रभु परमेश्वराने भला व 
आपल्या आम्म्याला. पाठविळें आहे. १७ परमेश्वर तुझा 
उद्धारकतो, इस्ााएलाचा पवित्र प्रभु, म्हणतो; तुला जें 
हितकारक तें मी परमेश्वर तुझा देव तुला शिकवितो; 
ज्या मागोनें तुला गेलें पाहिजे त्यार्ने तुला नेतो. १८ चू. 
माझ्या आह्ञा. लक्षपूवेके ऐकतास तर बरें होर्ते; 
मम तुझी. . शांति नदीसारखी, तुझी धार्मिकता 
समुद्राच्या ठाटांसारखी झाली. असती; १९ तुझा वेश 
रेतीइतका, तुझ्या पोटचें संतान रेतीच्या कणांइतकें 
झाळें अस्ते; त्यावें नांव मजसमोरून उच्छेद पावटे 
नसतें, तें नट झालें नसतें. 

२० तुम्दी बाबेलांतून निधा, खाल्दी लोकांमधून 
जयजयकार करीत पळत सुटा; हे. कळवा, ऐकवा. 
दिगंतापर्यंत असें पुकारा कीं परमेश्वराने आपला सेवक 
याकोब याचा उद्धार केला आहे. २१ त्यांस त्यानें रळ 
भूमीवरून नेलें, तेथे त्यांस तहान लागली नाहीं; 
त्यांच्यासाठी त्यानें खढकांतून पाणी वाहविले; त्याने 
खडक फोडिला तों पाणी खेळखळां वाहिले. २२ फ्र- 


। मेश्वर म्हणतो, दुजेनास शांति नसते. 
११ माझ्या, केवळ माझ्याच प्रीत्यर्थ हे मी करितो; | 
माझ्या. नामाची अप्रतिष्ठा कां व्हावी ! ब्राझें गौर्‍रव मी । ९९ 


१ डोलतो, माझें ऐका; वूरवूरच्या रान, 
कान. द्या; मी' गभीवर््येत असतांनाच पर- 
मेश्वराने मला बोलाविले; मी. मातेच्या उदरांत 
होतों तेव्हांच त्याने माझें नांव घेतलें. २ त्यानें भाले 


मुख तीक्ष्ण तरवारीसारखें केळे; त्यांने मला आपल्या 


हाताच्या छायेखाली लपविले; त्याने मला चकचकीत 
बाणासारखें करून आपल्य़ा भात्यांत युप्त ठेविठे, ३ तो 
मठा म्हणाला, तूं माझा सेवक आहेस; मला शोभा आण- 
णारा तूं इत्लाएहछ आहेस. ४ मी तर म्हणालं दोतों की 
मीं व्यर्थ श्रम केळे, मीं आपळें बळ उगीच व निरर्यक 
वेचले; तथापि माझा न्याय परमेश्वराच्या हाती आहे; 
माश्ले प्रतिफळ माझ्या देवाच्या हातीं आहे. 


-भ० ८९५५-२५ 


यद्यया 





.५ सं. याकोबास त्याजकडे परत आणावे, 
त्याजजवळ इंल्लाएल एकत्र जमदावे म्हणून आपला सेवक 
होण्यासाठीं ज्या परमेश्वराने -मठा'.गर्भोशयांत घडिलें, ज्या 
परमेशराच्या दृष्टीनें मलठा:मान मिळाला ब:जो माझा देव 
आझें ;सामध्ये झाला, ६. तो परमेश्वर म्हणतो : याकोः 
आाच्या वंशाचा उद्धार करावा, :: इक्षाएला'च्या रक्षिळेल्या 
छोकांल परत. आणावें म्हणून तूं माझा सेवक व्हावें यांत 
कांहीं सोठेसे नाही; तर मजकडून. होणारें तारण तूं 
दिगंतापर्यंत न्यावे .म्दणून मी. तुला: राष्ट्रांचा प्रकाश 
असा नेमितों. ७ ज्याला माणसें तुच्छ छेलितात, 
ज्याला लोक अमंगळ मानितात, जो अघिपतींचा दास 
आहे, त्मात्ञ इल्लाएलाचा उद्धारकर्ता, छकाएळात्रा पबित्र 
प्रभु जो परमेश्वर, तो म्हणतो, राजे तुळा. पाहुन उठून 
उभे राहतील, अधिपति तुला नभन करितीछ; परमेश्वर 
जो सत्यवचनी आहे, इस्राएलाया. पवित्र प्रमु आहे, त्यानें 
तुला निवडून घेतळें भाहे म्हणून क्षसें होईल. . 

८ परमेश्वर म्हणतो, . प्रसादसमयी मी तुझें ऐकले, 
उद्धारदिनी मी धुला साहाय्य, केलें; देशाचा: उत्कषे 'म्हावा, 
उजाड झालेल्या वतनांची--युनः वांटणी व्हाची :म्हणून मीः 
तुझें रक्षण करितो. ब लोकांच्या कराराप्रीत्यथ तुळा 
नेमितों. ९ . द. बदीत असळेल्यांस म्हणावें, बाहेर या; 
अंधारांत आहेत त्यांस म्हणावें, उजेडात या. ते रष्त्यां 
वर चरतील, सगळ्या उजाढ: टेकण्यांबरह् त्यांस चारा 
मिळेल. १० त्यांस तहानभूक लागणार. नाहीं; झळई व 
ऊन यांची बाथा त्यांस होणार नाहीं; कारण त्यांजवर 
दया करणारा त्यांचा नेवा ह्वोईेल;. पाण्याच्या झच्यांवर तो 
त्यांस नेईल. ११ मी. आपले सवे पर्वत थोपट मार्ग 
करीन, माझे राजमार्ग उंच होतील. १२ हे पाहा, हे 
लांबून येत आहेत; हे पाहा, हे उत्तरेकडून ब पत्षिमे- 
कडून येत आहेत; हे सीनी लोकांच्या देशांतून येत 
आहेत. १३. हे. आकाशा, जयजयकार कर; हे एप्यी, 
आनंद कर;. अहो पर्वेतांनो, जयघोष करा; कारण 
परमेश्वराने आपल्या लोकांचे सांत्वन केलें . भाहे, 
आपल्या पोडकेत्या लोकांवर दया केळी आहे. 

१४ ह्यावर सीयोन मणाळें, परमेश्वराने माझा. त्याग 


केला आहे; प्रभु मला विसरला आहे. १५ खीला 
आपल्या पोटच्या मुलाची करुणा. येणार नाहीं एवढा 
तिठा आपल्या तान्ह्या बाळाचा विसर पडेळ काय? 

कदाव्यित. क्रियांना विसर पडेल, पण मी तुल्गर विसर- 
णार नाहीं. १६ पाहा, मीं तुला आपल्या तळहातांवर 
कोरून ठेविलें आहे; तुझे कोट नित्य माझ्या दृष्टीसमोर 
आहेत. १७ तुझीं सुलें त्वरेने येत आहेत; तुझा 
नाश करणारे, तुला उजाढ करणारे, तुझ्यांतून निघून 
जात आहेत. १८ आपलळे डोळे वर कर, चोहोकडे 
पाहा; -.ते सर्वे एकवट होऊन तुजकडे येत आहेत. 
परमेश्वराचे वचन असें आहे. की माझ्या जिवाची 
शपथ, त खरोखर त्या सर्बांस अलंकाराप्रमाणें छेजील; 
नबवधूभ्रमाणें तू त्यांस आपल्या अंगावर घालिशील. 
१९ तुझी उजाड ब ओसाढ स्थळें व. तुझी उदष्वस्त 
भूमि यांविषयी म्हणकील तर तुह्या ठायी वस्तीला आगा 
पुरणार नाहीं; तुला प्रासून टाकणारे दूर गेळे आहेत. 
२०- तुझी वियुक्त झालेलीं मुलें तुझ्या कानांत शसें 
म्हणणार कॉ आम्हांठा ही जागा कार संडश्रित आहे, 
आम्हांला बस्ती करण्यास जागा दे. २१ तेव्हां तूं 
मनांत म्हणशील, माशी सुळे तर हिरावून 
आहेत, मी बांझ आहे, मी स्वदेक्षास सुकले 
ब॒परागंदा झालें आहे, अश्या मजसाठीं यांस 
कोणीं दिला १ यांस लहानाचे मोठें कोणी केलें £ 
एकटीच उरलें होतें; हीं कोठें होती £ 
प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी राष्ट्राला आपल्या 
इशारा करीन, लोकांसमोर आपला. शेंढा उभा- 
ते तुझ्या पुत्रांस आपल्या उराशी धरून आणि- 
तील; तुझ््मा कन्यांस खांद्यांवर बसवून पोहचत्या करि- 
तील. २९३ राजे बापासमान तुझे पालक होतील, त्यांच्या 
राण्या तुझ्या दाया होतील; तीं तुला भूमीपर्यंत लवून 
नमन करितील, तुझ्या पायांची धूळ चाटितील; तेव्हां 
मी परमेश्वर आहे, माझी आस धरणारे फजीत होत 
नाहींत, असें तुला कळून येईल. 

२४ वीरांपासून दट हिसकावून घेतां येईल काय ६ पक 
हृन नेळेल्या धार्मिक जनांची सुटका होईल काय? २५ परमे. 


द] 


र; र 


ल 


१३१७% 


- यशया 


अ० ४९:२५-५१५६ 





.्वर म्हणती, हो; वीराने केलेळे बंदिवान हिसकावून घेण्यांत 
येतील; जुलमी पुरुषाने केलेली ळूट सोडविण्यांतः येईल, 
कारण तुजशीं युद्ध करणाऱ्याबरोबर मी युद्ध करीन व तुझ्या 


मुलांचा उद्धार करीन. २६ तुझा छळ करणाऱ्यांस स्वतां- | 


दु प्राहा, प्रभु परमेश्वर माझा. साहांग्यकर्ता आहे,तर 


मला दोषी कोण ठरविणार १. ते वत्लाप्रमाणे जीणे 
होतील; त्यांस कसर. खाळन टाकील, 
१० परमेश्वराचे. भय बाळगून त्याच्या सेवकाचे 


चेच भास खावयास. लावीन; नव्या द्राक्षारसाने जसें लोक । ऐकणारा असा तुमच्यामध्ये कोण आहे १ जो अंधारांत 
मस्त होतात तसें ते आपल्या रक्ताने मस्त होतील; या- ! चालतो, ज्याला प्रकाश मिळत नाहीं त्यानें परमेश्वराच्या 
बरून, मी. परमेश्वर तुझा त्राता, तुझा उद्धारकर्ता, याकोबा- | नामावर भाव ठेवावा, आपल्या देवाचा आश्रय. करावो. 


वह समर्थ प्रमु आहे हें सवे मानवजातीला समजेल 
- “१: परमेश्वर म्हणतो, तुमच्या आईस मीं 
६३१० सोडून दिल्याचे सूटपत्र कोठें आहे? ज्यास 
, तुम्हांला : विकिलेः तो. माझा सावकार कोणता £ 
पाहा, तुमच्या दुष्कर्मांमुळें तुमचा विक्रय झाला; तुमच्या 
अपरांधामुळें तुमच्या आंडेस सोडावे लागळें. २ मी 
आलों तेव्हां कोणी नव्हता; मीं हाक मारिली तेव्हां 
जबाब द्याबयाला कोणी नव्हता, ते कां £ मुक्त करवत 
नाहीं इतका माझा हात तोकडा झाला आहे. काय £ 
माझ्या ठायी सोडविण्याचे सामर्थ्य नाहीं. काय ६ पाहा, 
भी आपल्या धमकीनें समुद्र कोरडा. करितो, नद्यारचें रान 
करितों; पाणी नसल्यामुळें त्यांतील भासे कुजून त्यांची 
धाण येते, ते पाण्याबांचून मरतात. ३::मी. आकाशात 
काळा पेहराव लेववितों; गोणतांट त्याचें पांघरूण करितो. 
४ शिणलेल्यांस बोळून धीर कसा द्यावा ते समजावें 
म्हणून भु परमेश्वराने मला सुशिक्षिर्तांची जिव्हा दिली 
आहे; तो रोजरोज सकाळीं मला जागे करितो; दिष्यां- 
प्रमाणे ऐकाबें. म्हणून माझे काम उघडितो. : ५ प्रस 
परमेश्वराने माझे कान उघडिळे आहेते; : मी फितूर 
झालो. नाहीं, मागे फिरलो नाहीं... ६ मी. मारणाऱ्यांपुढे 
'आपली पाठ केली, केस ठउपरणाऱ्यांपुढें मी. आपले 
गराल केले; उपमर्द व छिथू यांपासून मी आपलें तोंड 
चुकविें नाही. ७ प्रमु परमेश्वर मला साहाय्य करणार 
म्हणून भी लजित झालों नाही; मी आपळें तोंड गार- 
गोटीसारखें केलें; माझी फजिती होणार नाहीं हें मला 
ठाऊक होतें. ८ मला नीतिमान ठरविणारा जवळ आहे; 
मजवरोबर वाद कोण करणार £ आपण समोरासमोर उभे 


राहूं, माझा प्रतिवादी कोण. असेल त्याने मजपुढें यावें. 
। ण्ण 





११ जे तुम्ही अभि :पेटबितां, जे तुम्ही कोलितें वांग- 
वितां ते तुम्ही सर्व आपल्याच अमतीच्या ज्वालेंत चालते 
व्हा, तुम्दी स्वतः पेटबिलेल्या : कोलितांत जाऊन पडा. 
माझ्या हातून हे तुम्हांस घंडेल; तुम्ही हेझांत पहून 
ररत... 

१ लुम्दी जें धॉर्मिकतेस अनुसरणारे, परमे- 

८१ श्ररास शरण जाणारे, ते माझें ऐका; ज्या खड्कां 

तुम्हांस सोदून काढिले त्याकडे व खाणीच्या . 
ज्या खलळ्ययांतून तुम्हांस खणून काढिले त्याकडे लक्ष 
द्या. २ अब्राह्मम तुमचा पिता. व सारा तुमची जननी 
ह्यांजकडे लक्ष द्या; तो एकटा. होता. तेव्हां त्याला 'मीं 
बोलाविळें ब॒त्यासा :भंशीर्नाद . देऊन त्या एकाचे 
पुष्कळ केळे; ३ पाहा; परसेश्वराने सीयोनायें सांत्वन 
केलें; त्याच्या सर्व ओसाड त्यळांचें सात्वत केळे 
आहे; त्याम्यें रान एदेनासारखें केळे, त्याचा निजेल 
प्रदेश परमेश्वराच्या 'बारोसारखा. केला; ऑआनंद 
उद्रास, उपकारस्मरण, गायनवांदताचा ध्वनि त्याजमटॉ . 
द्ोत आहे. ल 

४. माह्या . लोकांनो, मजकडे लक्ष द्या; गाह्या 

प्रजे, मजकडे कान दे; कॉरण मात्यापासूनं धर्मशात्र 
निधेळ व राष्ट्रास प्रकाश प्राप्त व्हाया महणून मी आपल्या 
धर्मांची संस्थापना करीन. ५ माझा न्याय समीप 
आला आहे, माझें उद्घारकार्य सुरू झालें आहे, माझे 
भुज राष्ट्रांचा न्याय करितील; द्वीपांला माझा ध्यास 
लागला आहे, त्यांचा भरवसा माझ्या बाहूंबवर आहे. 
६ वर आकाशाकडे झापले डोळे लावा; खालीं पथ्वी. 
कडे लक्ष द्या; कारण आकाश घधुराग्रमाणे विरून 
जाईल; एध्वी वक्नाप्रमाणें जीर्ण होईल, तिचे रहि- 


अर ५१५६-५२४५ | 





आसी : चिलटांप्रमाणे. भरतील: तरी. मार्श : तारग.-सवे- .. १७ हेः यरकाळेमे,- जागी. हे, जागी हो, ठठ; तू. 


काळ टिंकेळ; माझा न्याय भंग पावणार नाहीं. * :- 


परमेश्वराच्या हातून : त्याच्या. क्रोधाचा प्याला पिळन 


७ हे. घर्म जाणणाऱ्यांनो, मारे घर्मझञाह्य . मनांत | टाकिळा - आहे; झोकांडे देणारा कटोरा तूं प्याठीस, 
चागविणाऱ्यांनो;-. तुम्ही: माझें :-ऐका; .मत्ये : भानव- नांवें | त्यांतील. येंबहि. उरल्ल नाहीं. ३८ तिनें जन्म दिलेल्या 


ठेवितीळ :त्मांस मिळऊं नका; : त्यांच्या. निंदे्ने घाबरू 
नकां. ८ कारण वल्ञाप्रमाणे त्यांस कसर भक्षीलळ, लोकरी- 
प्रमाणे. त्यांस - कीड, खाऊन. ठाकीडं; माझा न्याय तर 
सरचेकाळ ठिकेळ; पिढ्यानपिढ्या राहीळ.-. -. - 


"३३ तुमचें सांत्वतत, करात मी; क्रेवळ मीच आईई; तूं 
मत्ये. मजुष्याला, तृणबत 'भानबंपुत्राला मितेस अशी. दं. 


मुलांपैकी कोणीं . तिला. मागदर्शक नव्हता; तिर्ने वाढ- 
विळेल्या मुलांपैकी कोणीं तिचा हांत धरिला. नाहीं. 
१९ तुजवर ह्या दोन. गोष्टी गुदरल्याः उजाडी व नाश, 
दुष्काळ व ततरार; तुशें समाधान कोण करील ? मी. तुझें 
सांत्वन कसें कह £ २० तुझे पुत्र मूस्छित ज्ञाले आहेत, 
पाशांत सांपडलेल्या 'हस्णाप्रमार्णे: रस्त्यांच्या. नाक्यां- 


: | माकयांनीं ते. पडले आहेत; तें परमेश्वराच्या. क्रोघार्ने, 


तुया देवाच्या घमकीने आ्राषिळे-गेळे आहेत. - 

*- २१ ह्याकरिता तं जी पीडित व मस्त झाली आहेस, पण 
मद्यानें नव्हे, ती त. हें ऐक: २२ तुझा प्रभु परमेश्वर, 
आपल्या: लोकांचा कैवारी जो तुझा देव, तो म्हणतो, पाहा, 
झोकांडे - देणारा प्याला, माझ्या क्रोधाचा. कठोरा तुह्या . 


। २३ : : व्या! -पीढा... करणाऱ्यांनी तुझ्या जिवाला 
म्हटलें, खाठीं वाक :म्हणजे आम्ही तुजवरून चाळून 
जाऊं, आणि- तुजवरून ज्या 'वालणाऱ्यांसाठी तूं आपली 


८ १. तीर्न... गो हो. भापत्या अकळ 
: हो; हे यरळाळेमे, पवित्र नगरी, "आपलीं 


टा 


बर 


1.14 
न 


1 


६ 
क 
शक 


अ० ५२४५५३१ मी । 





मी येथे काय: करूं £ परमेश्वर म्हणतो; त्यांजवर प्रभुत्व 
करणारे गर्जना केरीत आहेत, दिवसभर एकसारखी 
माझ्या. नामाची निंदा होत आहे; $ म्हणून, माझ्या 
शोकांस : माझ्या नामाची ओळख होईल, “आणि :- मग 
मी तुमंच्योजवळ आहे असें बोलणारा तोंच मी आहें 
असें ते त्या दिवशीं. जाणतील 

::.७ जो सुवाता सांगतो, शांतीची :घोषणा करितो 
'शुभशृतत विदित करितो, : तारण: जाहीर .करितो,: तुझा 
देव राज्य करीत आहे असें सीयोनास म्हणतो, त्याचे 
पाय परवेतांवरून .येतांना. करिती : मनोरम :. दिसतात. 
% तुझ्या 'जागल्यांचा...हा. शब्द: ऐक; ते. एकदेमःउत्य 


येत आहे. हें ते. प्रत्यक्ष पाहत आहेत. ९ यख्छलेमाच्या 


उदध्वस्त झालेल्या स्थलांनो, आनंदघोष' करा, सर्व मिळून 
ग्रा; कारण परमेश्वराने आपल्या लोकांचें सत्व्नि केळे. 


आहे, त्यानें यस्दाळेमास उदधरिळें- आहे.: . १० ल्यरमे- 


मागे सारिठी आहे; सगळ्या दिगंतांस आमच्या देवाने 
केळेळें तारण दिसून येत आहे. वी 

११ निघा, निघा, तेथून निघून जा; अश्यद बस्वला धिवूं 
नका; त्याच्यामधून निघून जा; परमेश्वराची पात्रें वाहभा- 
ऱ्यांनो, तुमी झापणांस शुद करा. १२ तुम्हांला. घाईघाईने 
निघावे लागणार. नाहीं,.:पळ काढावा लागणार नाहीं 
कारण परमेश्वर तुमचा. पुढारी . आहे; इस्नाएलाचा 
देव तुमचा पाठीराखा आहे. , 

१३ पाहा, माझा सेवक सुज्चतेनें वर्तेल, तो थोर व 
'उन्नत होईल, तो अत्युच्च होईल. १४ ज्याप्रमाणें : तुला 
' पाहून बहुत लोक चकित झाले (त्याचा चेहरा मनुष्यांच्या- 
सारखा नव्हता, त्याचें स्वरूप मनुष्यजातीच्यासारखें 
नव्हतें शतका तो विरूप होता, ) १५ त्याप्रमार्णे तो अनेक 
राष्ट्रास दचेकावयास.. लावील; राजे त्याला पाहून 
आपलीं तोंडें बंद करितील; कारण कोणीं सांगितल्या 
नाहींत असल्या गोष्टी ते_ पाहतील; _ त्यांच्या कानी 
__ १ मुळांत आपला पवित्र भुज उघडा केला आहे; 

२ अथवा! सिंचील; 





पढल्या नाहींत असल्या गोष्टी त्यांला-कळतील. .. - 
१ आमटी ऐकलेल्या वार्तेवर कोणीं त्रिश्वात 

९१३. ठेक्ति आहे ? परमेश्वरात्रा सुज 'कोणास प्रगट 
झाला आहे १ २. कारण: तो त्याजपुढें रोप्या 

सारखा, स्क्ष . भूमींतीळ अंकुरासारखा ..वाढळा; त्याला 
रूप नव्हते,- त्याला शोभा. नव्हती; त्याजकडे . पाहिलें 
तर त्याजवर मन बसेल . असें त्याच्या : ठायी . सौंदर्य 
कवेांनीं ;-च्यापिळेला . व व्याधींशीं परिचित. असलेला 
अशा 'तो -पुरुष-पाहून लोक. तोंडें. फिरवीत, व त्याला 


। तुच्छ ठेखीत; आणि त्याला आम्हीं - मानिटें नाही. 


४ स्रोखर आमचे व्याघिः त्याने आपल्यावर घेतठे, 
आमचे केश त्यानें वाहिळे;' तरी. त्यास ताढण केलेलें, 
देवाने त्यावर प्रहार केलेलें, व त्याला. पीडिलेळें असें 


'आम्डी त्याला लेखिलें:::-'५ खरें पाहिले. असतां तो 


आमच्या अपराधांमुळें थायाळ : झाला, आमच्या दुष्कर्मा- 
सुळें ठेवळा शेला >आम्हांस शांति देणारी अशी. शिक्षा 
ह्यास झाली; त्यास बसलेल्या फटक्यांनीं. आम्हांस आरोग्य 
प्राप्त झाले. ६ आम्ही सवे: मेंढरांप्रमाणें बहकून . गेलो. 
होतों; आम्दी प्रत्येकाने आपआपला मार्ग धरिला होता; 
अशा आम्हां सर्वार्चे पाप परमेश्वराने त्याजवर लादिलें. 
,. ७ त्याचे हालहारु- केळे. तरी ते. त्याने सोले, 
आपलें तोंडसुद्धां. . उघडिलें नाहीं; वघावयास-- नेत. 
असलेल्या कोकराप्रमाणे, लोकर कातरणाऱ्यांपुढें गप्प 
राहणाऱ्या मेंढराप्रमाणे,' तो गप्प राहिला; त्य़ाने आपे 
तोंड उघडिलें. नाहीं.. ८... त्यांजवर जुल्म करून ब 
खटला-.चालवून- त्याला घेऊन. गेले; : जीवंतांच्या. भूमीतून 
त्याला काढून. टाकिले, आणि माझ्या लोकांच्या परातकां- 
सुळे. त्याला ताबण करण्यांत आलें; असा त्या पिढीच्या 
लोकांपँक्ीं कोणीं तरी विचार केला कायई ९ त्याची 
कंन्नर दु्जेनांच्या कबरांमध्यें नेमिली होती आणि तो 
मेल्यावर धनवंतांची कबर त्यास प्राप्त झाली; तथापि 
त्यानें कांदी. अधर्म केला नव्हता, त्याच्या सुखांत कांहीं 
कपट नव्हते. . 

_ १० त्याला ठेचावें असें परमेश्वराच्या म्जीस आटे: 


ज्ञ्रे 


र 

अ० ५३४१०-५५२ 
_ त्याला-पौडिलें; त्याच्या जिवाचे दोषापैण झाल्या- 
'वर तो वंतति पाहील, तो दीघोयु होईल, त्याच्या हातून 
परमेश्वराचा मनोरथ सफल होईल. ११ त्याच्या जिवाच्या 
वेंदना सरल्यावर तो. त्यांचें कळ पाहूम' समाधान . 
'पावेल; तो' माझा घर्मशील सेवक आपल्या ज्ञानाने 
बहुतींसं  निंदौंष ठरवील; त्यांच्या अधर्माचा भार तो 
आपल्यावर घेईल. १२ ह्योमुळें मी त्याला. थोरांबरोबर 
विभाग - देईन, तो बलवानांबंरोबर लूट वांटून थेहेल 
कोरणं आपला प्राण वाहूं देऊन तो मृत्यु 'पोवल्य, त्यांने 
आपणास अपराध्यांत गणू - दिलें; त्याने बहुतांचे कप 
आपल्यावर घेतळें वः अपराध्यांसाठी मध्यस्थी केली. 

“ : . १ मूल:न झालेल्या वंध्ये, आनंदानें -मजर 
८१९७ बूर; ज्या. तु प्रसूतिवेदना माहीत नाहींत: ती तं. 





आनंदाने जयघोच कर,:आनंदाची आरोळी: मार; | 


कारण विवाहित : लीच्या मुलांपेक्षा सोबेलीचॉ' सुळे 


पुष्कळ आहेत असें परमेश्वर म्हणतो. २ आपल्याडेऱयां-| सुंलां 


'ची. जागा वाढीव, आपल्या. राहुद्यांच्या कनाथा पसरू दे; 
म्अटकाव करूं नको; आपल्या दोऱ्या. लांब 'कर, मेखा पक्तचा 


१००७४ 





प्रसन्न राहीन. असें तुझा उद्धारकती परमेश्वर म्हणतो. 

९ नोहाच्या. जलप्रल्याप्रमार्णे हें मी लेखितो; नोहाचा 
जलप्रल्य :मूमीवर पुनरपि येणार नाहीं अशी मीं शपथ 
बाहिली' होती त्याप्रमार्णे तुजवर कोप करणार. नाहीं, 
तुळा दटाविणार नाहीं अश्ी शपथ मीं वाहिली आहे. 
१० कारण पवेत दृष्टीआड होतील, टेकड्या ढळतील, 
परंतु - माझी: तुजवरची .. दर्या. ढळणार नाहीं; माझा 
इद्यंतीचा करार .हाळणार नाहीं, असें तुजवर कर्णा 
करणारा परमेश्वर म्हणतो. 

११ अगे' पीडंटेल्ये, वादळांनीं त्रस्त झालेल्ये, सांत्वन 
भऱ्याभलेल्ये, मी तुझे. पाषाण सुरम्य प्रकारें बसवीन आणि 
नीलमण्यांनीं तुझा . पाया घालीन. १२ तुझ्या भिंती. 
वरीळ कळस माणकांचे, तुझ्या वेशी लाठांच्या, तुझ्या 


तूं. खत्रीर होझील, 'जाचापासून दूर राहझील, कां कीं 
भीति उरणार नाहीं; तू. घोकापासून दूर राह. 
तो तुजजवळ येणार. नाही. १५. पाहा, तुजवर 
झाली ती मजकहून झाली नाहीं; तुझ्यावर कोण 
मंदी करितो £ जो करील तो तुजमुळें पडेल. १६ पाहा, 
लोहार विस्तव फुंकून आपल्या कामालां पाहिजे. तसें 
हत्यार घडितो, त्याला मीं उत्पन्न केळे आहे; विध्वंस 
करण्यासाठीं विध्वंसकहि .. मीं . उत्पन केला आहे. . 
१७ तुझ्यावर चालविण्याकरितां घडिळेलें . कोणतेंहि 
हत्यार. तुजवर चालणार नाहीं; तुजवर आरोप * ठेव- 
णाऱ्या सवे जिव्हांना तू. दोषी ठरविज्ील. ' परमेश्वराच्या 
सेवकांचे हेंच वतन आहे, हीच भजकहून मिळालेली 
त्यांची धार्मिकता आहे, असें परमेश्वर ग्दणतो. 
१ अहो तान्हेल्यांनो, तुम्दी सवे जलादया- 
८१८१ कडे या, जवळ पैका नसलेळे तुम्ही या; सौद 
करा, खा; या, .. पैक्‍्यावांचून व मोल्यवांचून 
द्राक्षारसाचा व दुधाचा सौदा करा ! २ जें अन्न नव्हे 
त्याकरितां. दाम कां देतां £ ज्याने तृप्ति होत नाहीं 
त्यासाठी श्रम कां करितां £ माझें लक्षपूर्वक ऐका, 


यशया 1) अ० ५९५४२-५६११ 


. म्यायारचे पालन- क्ररा, 
द्‌ घमोचरण करा; कारण < माझे. तारण - जवळ 
आलें आहे, माझें न्याय्यत्त. प्रगर व्हावयास आलें 
आहे. २ जो भानव हें. करितो व जो. मानवपुत्र बास 
धरून राहतो, जो शब्याथ पाळितो, कांही अपवित्र 
करीत नाही, जो कोणतेंहि दुष्कर्म करण्यापासून 
आपला. हात आवरितो तो धन्य ! ३ जो विदेक्षी 
पंरमेश्रचरणी जडला आहे तो असें न म्हणो कीं परमेश्वर 
आपल्या लोकांतून माझा उच्छेद करील; आणि पषंढहि 
न. म्हणो कीं भी केंवळ शुष्क वृक्ष आहें. ४ कारण 
परमेश्वर म्हणतो, जे पंढ माझे शब्बाथ पाळितात, मला 
आंबडेणाऱर्‍्या गोष्टी :पॅसंत करितात. व माझ्या करारास 
इढ धरून राहतात, ७ त्यांचें माझ्या ग्रहांत व. माझ्या 
कोटाच्या आंत कन्यापुत्रांहून श्रेष्ठ असें स्मारक मी स्थापीन 
व त्यांचें नांव राखीन; संवेकाळ राहील अंसें त्यांचें नांव 
मी करीन, तें नाहींसें होणार नाहीं. 

६ तसेंच परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी, त्याच्या नामाची 
आवड धरण्यासाठी व त्याचे सेवक होण्यासाठी जे बिदेशी . 
त्याच्या चरणीं जडले आहेत, त्यांतील जे कोणी शब्बाथ 
अंपंवित्र. न करावा म्हणून जपतात व माझा 
'करार दढ" धरून राहतात, ७ त्यांस मी आपल्या पवित्र 
पंवेतावर आणीन आणि माझ्या प्रार्थनामंदिरांत त्यांस 
हर्षित करीन; माझ्या वेदीवर केलेले त्यांचे 
होम व यज्ञ मला पसंत होतील; कारण माझें मंदिर हे 
सवे राष्ट्रांसाठी प्रार्थनामंदिर आहे. असें म्हणतील. 
८ घालवून दिलेल्या इद्लाएलांस एकवट करणाऱ्या प्रभु 
परमेश्वराचे हें वचन आहे कीं. एकवटलेल्या इसाएलां- 
खेरीज इतरांसहि एकत्र करून त्यांच्यांत मिळवीन. 

९ रानांतील सवे पशूंनो, वनांतील सवे. पश्नंनो,, या, 
खाऊन . टाकावयास या. १०. त्याचे . जांगल्ये अंघळे 
आहेत, .ते सगळे ज्ञानश्ून्य आहेत; ते सगळे मुके 
कुत्रे आहेत, त्यांस भुंकतां येत. नाहीं; ते बरळणारे 
पढून. राहणारे, निद्राप्रिय:: असे आहेत. ११ ते अधाजी 
कुत्रे आहेत; त्यांस तृप्ति कक्षी ती ठाऊक नाहीं;.. ते 
७७ 
















उत्तम: तें खा; तुमचा जीव पौष्टिक पदार्याचें |: 
कहून: संतुष्ट होवो. ३ कान द्या, मजकडे या; 
रका, म्हणजे तुमचा जीव वांचेल; आणि मी तुम्हांबरो- 
अर . सवेकाळंवा करार करीन, म्हणजे दाविदाला देऊं 
केळेळे अढळ प्रसाद तुम्हांस देईन. ४ पाहा, मी 
त्यास राष्ट्रांचा साक्षी, राष्ट्रांचा नेता व शास्ता नेमिळें 
आहे. ५ पाहा, तू ओळखीत नाहींस अशा राष्ट्रांस तू 
बोलाविशीळ; ज्या राष्ट्राला तुझी ओळख नाही तें 
तुजकडे धाव घेईल; ज्यानें तुला वैभवयुक्त केलें तो 
परमेश्वर तुझा देव, इत्राएलाचा पवित्र प्रभु याच्यामुळे 
असें होईल. 
“६  परमेश्वरपाप्तीचा काळ आहे. तोंवर त्याला 
शोधा; तो जवळ आहे. तोंच त्यांचा घावा करा; 
७ दुर्जन आफ्ला मार्ग सोडो, अधर्मी आपल्या कल्पनां- 
चा त्याय करो आणि परमेश्वराकडे वेळो म्णजे तो 
त्याजवर दया करील; तो आमच्या देवाकडे वळो 
कारण तो त्यांला भरपूर क्षमा करील. ८ कारण माझ्या 
कल्पना तुमच्या कल्पना नव्हत; माशे माग तुमप्चे मार्ग 
वव्हत, असें परमेश्वर म्हणतो. ९ कारण आकाश जसें 
शृथ्वीहून उच आहे. तसे माझे मोग तुमच्या मागीहून 
आणि मांहझ्या कल्पना तुमच्या ' कल्पनांहूंन ' उंच 
आहेत. १० पाहा, पाऊस व बर्फ ही आकाझांतून 
पडतात; आणि परथ्वी भिजवून, तिला सफळ व हिरवी. 
भार केल्यावांचून, पेरणाऱ्यास बीज, खाणाऱ्यास भाकरी 
दिल्यावांचून तीं परत वर जात नाहींत; ११ त्याप्रमाणें 
माझ्या मुखांतून निघणारे वचन होईल; तें माझी इच्छा 
पूर्ण केल्यावांचून व ज्या कार्याकरिता मीं ते पाठविलें 
तें. केल्यावांचेन मजकडे विफल होऊन परत येणार 
नाहीं. १२. त्से तुम्ही आनंदाने निघाल, शांतीने 
मिरवत जाल; पवत व टेकड्या तुम्हांपुढं जयघोष 
करितील; वनांतील सवे वृक्ष टाळ्या वाजवितील. 
१३:काटेऱ्याच्या जागीं सरू उगवेल, .रिंगणीच्या जागीं 
मेंदी. उगवेल; यावरून परमेश्वराचे. नांव - ह्वोईल; तें 
सर्चेकाळचें चिन्ह होईल, तें कधीं नष्ट होणार नाहीं. 


' ग० ५६४५११-५८:१ 


. ज्ञानश्रून्य आहेत; चोहोेंकडून आपला स्वार्थ 
साधण्यासाठी. ते. एकदर आपआपल्या मार्गास लागले 
आहेत. १२ ते म्हणतात, चला, या, मी द्राक्षारस घेऊन 
येतों; आपण मद्यानें मस्त होऊं; . आजच्यासारखा 
उद्यांचा दिवस. होईल, तो पराकाष्ठेच्या चैनीचा होईल. 
:_ १ धार्मेक नष्ट. होतो पण ते कोणी मनास 
८२१७ आणीत नाहीं; देवभक्त प्राणांस सुकतात, पण 
अरिष्टमुळें धार्मिक प्राणास. मुकतो ..हा विचार 
कोणी करीत नाहीं. २ तो शांति पावतो;--सरळ मार्गाने 
चालणारा प्रत्येक जण आपल्या बिछान्यावर श्रांत पडतो 
३ अहो चेटकिणीच्या मुलांनो, जाराच्या व जारिणी. 
च्या' वंदाजांनो, तुम्ही इकडे जवळ या. ४ कोणाची 
बुम्ही चेष्टा करितां.? कोणाला तोंड विचकतां १-कोणाला 
जीभ काहून. दाखवितां १ तुम्ही अधमांची . संतति, 
ळबाडीचें. बीज नाहीं. काय १. ५ प्रत्येक हिरव्या 
झाडाखाली, एला झाडांमध्ये तुम्ही मदोन्मत्त - होतां 
भोढ्यांतल्या खडकाच्या कपारींत मुलांस ठार मारिता 
' तेच ना तुम्दी १ ६. ओल्यांतळे गुळगुळीत ग्रोटे. हाच 
तुझा. वांटा; हाच तुझा , भाग; . त्यांसच तूं पेयापं्णे व 
अन्नार्पेणें वाहिलीं.. असल्या . गोष्टी होत असतां ..सळा 
समाधान वाटेल .काय:£ ७ मोग्या उंच..पर्वेतावर. तू 
आपली खाट घातली, तेथेंच यह करावयास. तूं वर 
चहून गेलीस. ८ तूं. आपलें स्मारकचिल्ह. दरवाजांच्या 
आड श्र खांबांच्या आड ठेविलें; मला सोडून दुसऱयापुढें 
तू. आपली काया उघडी केली; चढून वर गेलीस; तूं 
आपली . खाट रंद केली; दू त्यांजशीं ठराव केला. 
त्यांचा संग तुळा आवडला; तूं हारीरपूजा केठी. ९ तूं 
तेलाने माखून राजाकडे गेलीस, पुष्कळ. सुगंधी द्रव्यें 
तूं. चार्चेली, आपले जासूद दूरदूर पाठविले, अघो- 
लोकापर्यंत तुझ्या नीचतेचा पट्टा गोळा. १० दूरच्या 
पल्ल्यामुळें तू थकठीस, तरी आपण आतां हांत टेकिले 
असें तू. म्हणाली नाहींसे; तुला नवा दम आला. म्हणून 
तुला म्डानि आली नाहीं. 

११ कोणाला घाबरून; कोणाला मिऊंन तूं लवाडी 





केली; माझें स्मरण ठेविठें नाहीं, परिणामाची पर्वा केली । 


नाहीं ६ मी दीर्घ काळ स्तब्ध राहिर्लो, म्हणूनच का तूं 
माचे भय धरिले नाहीं १ १२ तुझी. धार्मिकता मी 
उजेडास. आणीन; तुझ्या कर्माविषयीं म्हणशील तर 
त्यांपासून तुला कांहींएक लाभ होणार नाहीं. १३ तूं 
धावा कारिशील तेव्हां तुझ्या मूर्तीच्या समुदायाने तुला 
सोडवावे; त्या सगळ्यांस तर वारा उडवून नेईल, एक 
फुंकर त्यांस घेऊन जाईल; पण जो माझा आश्रय करील 
तो पृथ्वीचे वतन पावेल आणि माझ्या. पवित्र पर्वताचा 
ताबा घेईल. १४ अक्षी वाणी झाली कीं भरणी घाला, 
भरणी धाला, मागे तयार करा; माझ्या लोकांच्या 
मार्गावरून ठेच लागण्याजोगें असेल तें काहून टाका, 

१५ कारण जो उच्च, परम थोर आहें, जो अक्षय 
स्थितींत वास करतो, ज्याचें नाम पवित्र प्रभु आहे, तो 
असें म्हणतो: मी उच्च.व पवित्र स्थानीं बसतो, तसाच 
ज्याचें चित्त अनुतापयुक्त व नम्र आहे त्याच्या ठायीहि 
मी वसतो; येणेंकरून नश्रजनांच्या. आत्म्याचे. मी. संजी- 
वन करितो व अनुतापी. जनांचें हृद्य उत्तेजित करितों. 
१६ कारण मी सतत वाद करंणारा नव्हे, सदा. कोप 
करणारा नव्हें; असतो तर माझ्यापुढे मानवी आत्मा, 
मीं उत्पे्न केळेळे मानवी प्राणी गलित झाळे असते. 
१७ त्याच्या  स्वार्थसूलक अधमोसुळें मीं रागावून त्याला 
ताढिलें, मी विन्सुख. झालो, मी त्याजवर कोपलों; पण 
तो आपल्या मनाच्या .कलाप्रमाणें वागत गेला. १८ मीं 
त्याची चालचर्या पाहिली, मी त्याला सुधारीन; मी त्याला 
मागे दाखवीन, मी त्याचें, त्याच्यांतल्या थोकग्रस्तांचें 
समाधान करीन. १९ भी त्याच्या तोंडून आभारवचन 
उश्चारवीन, जे दूर आहेत व जे जवळ आहेत, त्यांस 
शांति असो, शांति असो; मी त्यांस सुधारीन असें परमे- 
श्वर म्हणतो. २० दुजेन खवळलेल्या सागरासारखे 
आहेत; त्यांच्यानें स्थिर राहवत नाहीं; त्यांच्या काटा 
विखल व माळ बाहेर टाकितात. २१ दुर्जनांस शांति 
नाहीं असें माझा देव म्हणतो. 

१ केठरव कर, कसर करू नको; आपला 
ट्रुट॑ लर करण्याप्रमाणे. मोठा कर; माझ्या लोकांस 
त्यांचे अपराध; याकोबाच्या घराण्यास त्याची 


७७६ 


अ« ५८११-५२५५ 





कर. २ ते तर रोजरोज मजकडे येतात, 
माझे मार्ग ते. जाणू इच्छितात; धर्माचरण करणाऱ्या 
व॒आपल्या देवाचें नियमशाक्त न सोडणार्‍या राष्ट्र- 
प्रमाणें ते मजजवळ रास्त निर्णय मागतात; देवाची 
समीपता ते इच्छितात. ३ आम्ही उपास करितों ते तूं 
कां पाहत नाहींस १ आम्ही आपल्या जीवास पीडा 
देतों ती तूं कां लक्षांत आगीत नाहींस £ पाहा, आपल्या 
उपासाच्या दिवशीं तुम्ही आपलें कामकाज चालविता, 
तुम्ही आपल्या सवे मजुरांकडून काबाडकष्ट करवितां. 
४ पाहा, तुमच्या उपासांचा परिणाम तर असा होतो 
कीं तुम्ही त्या वेळीं कटकटी करितां व दुष्टपणानें 
ठोसाठोसी करितां; तुमचा शब्द ऊध्वेळोकी ऐकू जावा 
याकरितां तुमचे दृष्टीचे उपास आहेत असें नाहीं. 
५ मला पसंत पडणारा असा हा उपास आहे 
काय £ मनुष्याच्या जिवास पीडा व्हावी असा हा 
तुमचा उपासाचा दिवस आहे काय १ ल्व्हाळ्यासारखें 
आपलें डोकें ठवविर्णे आणि आपल्या अंगाखाली गोण- 
ताट व राख पसरणे याला उपास म्हणतोस काय £ 
आणि असा दिवस परमेश्वराला मान्य होईल काय £ 
६ दुषतेच्या बेब्या तोडाव्या, जुंवाच्या दोऱ्या सोडाव्या, 
जाचलेल्यांस मुक्त करावें, सगळें जोखड मोडावें, हाच 
मला पसंत असा उपास नव्हे काय? ७ तूं आपलें 
अन्न भुकेल्यांस वांटावें; तूं लाचारांस व निराश्रितांस 
आपल्या धरीं न्यावे; उघडा दृष्टीस पडल्यास त्यास 
वस्त्र द्यावें; तू आपल्या बांधवाला तोंड लपवू नये हाच 
तो उपास नव्हे का£ ८ असें करिश्ील तर तुझा 
प्रकाश प्रभातेप्रमाणें फाकेळ, तुझी जखम लौकर 
भरेल, तुझी धार्मिकता तुझ्यापुढे चालेल व 
परमेश्वराचे गोरव तुझें पाठीराखें होईल. ९ तेव्हां तूं 
हाक मारित्तील ती परमेश्वर ऐकेल; तू घावा करिज्ञील 
तेव्हां तो म्हणेल, हा मी आहें. 

जर तूं आपल्यामधून जोखड लादण्याचें सोहून देशील, 
बोट दाखबिण्याचें व दुष्ट गोष्टी बोलण्याचे टाकून देशील; 
१० जर तूं आपल्या जिवाला इष्ट तें भुकेल्यांस देशील, 
दुःखम्रस्त जिवांस तृप्त करिशील, तर तुझा प्रकाश अंधकारांत 


झळकेल, निबिड अंधकार तुला मध्यान्हाचें तेज असा 
होठ, ११ परमेश्वर तुझा सततचा. मागेदरीक होईल, 
तो अवर्षेणसमयीं तुझ्या जिवास तृप्त. करील, तुझ्या 
हाडांस मजबूत करील; तूं. भरपूर पाणी दिलेल्या 
मळ्याप्रमाणें होतील; पाणी कधीं न आटणाऱ्या झऱ्याप्रमाणें 
होशील, १२. बहुत काळ मोहून पडलेली शहरें तुझे 
लोक पुनः बांधितील; पूर्वीच्या पिढ्यांनी घातलेले 
पाये तू पुनः उभारिशील; मोडतोडीचा जीर्णोद्वार 
करणारा, वस्ती होण्यासाठीं रस्त्यांची दुरुस्ती करणारा, 
असें तुझें नांव पडेल. 

१२३ तूं शब्बाथाची पायमल्ली करणार नाहींस, माझ्या 
पवित्र दिवशीं आपला उद्योगधंदा करणार नाहींस, शब्बाथ 
आनंददिन आहे, परमेश्वराचा पवित्र व सन्मान्य दिन आहे 
असें म्हणून त्याचा आदर करि्ील, व त्या दिवशीं 
आपलें कामकाज करणार नाहींस, आपला धंदा चाल- 
विणार नाहींस, वायफळ गोष्टी बोलत बसणार नाहींस; 
१४ तर तूं परमेश्वराच्या ठायीं हषे पावशील; तू. 
देशांच्या उच्च स्थलांचें जयोत्साहाने आक्रमण करिझील, 
असें मी करीन; आणि तुझा पिता याकोब याच्या 
वतनाचा तुला उपभोग घेऊं देईन; परमेश्वराच्या तोंडचे 
हे शब्द आहेत. 

१ पाहा, उद्धार करवत नाहीं इतका परमे- 

९१९ श्रराचा हात तोकडा झाला नाहीं; 'ऐकू येत 
नाहीं इतका त्याचा कान मंद झाला नाहीं. २ तर 

तुमचे अपराध तुम्ही व तुमचा देव यांच्यामध्यें 
आडगमिंतीप्रमाणें झाले आहेत; तुमच्या पातकांमुळें तो 
तुम्हांस दरोन देत नाहीं, तुमचें ऐकत नाहीं. ३ कारण 
तुमचे हात रक्ताने, तुमचीं बोटें अधर्माने विटाळलीं 
आहेंत; तुमची वाणी असत्य आहे, तुमची जिव्हा 
दुष्टतेचे शब्द पुटपुटते. ४ धर्मास अनुसरून दावा 
करणारा कोणी नाहीं, आणि सत्यास स्मरून खटला 
चालविणारा कोणी नाहीं; लोक पोकळ गोष्टींवर मिस्त 
ठेवितात, कपटाने बोलतात; ते उपद्रवरूप गर्भ घारण 
करितात आणि अनथीला जन्म देतात. ५ ते नागाचीं 


। अंडीं उबवितात, कांतिणीचें जाळे विणितात; त्यांचीं 


७०७५७७ 


अ० ५५4५-८८-५६ 








फुरसें निघते. .. ६ त्यांचीं जाळीं पांघरण्याच्या 
उपयोगीं * नाहींत;-, ह्या. आपल्या. वीणकामानें :त्यांठा 
स्वतांस: झाकतां येत नाहीं; त्यांचीं कार्मे : केवळ उपद्रव- 
जनक::होत; त्यांच्या हातून ,.बळात्काराची क्रामें :होतात. 
७ त्यांचे प्रायःदुष्कर्म कर्यास अवतात; निर्दोष रतत: 
क्ररण्याश्ष त्वरा. -करितात;  : त्यांच्या कल्पना अधमोच्या. 
असतात;- त्यांच्या. मार्गांत नांग. व विष्वंस असतात. 
<झांतीचा .मारी त्यांस ठाऊक नाहीं; त्यांच्या . वाटांत 
न्याय नाहीं; ते आपणांसाठीं वाकडे मागे करितात; त्या 
मार्गानी चालणाऱ्या कोणासहि शांति ठाऊक नाहीं. 


* ९ म्हणून न्याय आम्हांपासून दूर राहतो, दोषसु'क्तता | 
आम्हांस प्राप्त होत. नाहीं; आम्ही : प्रकाशाची अपेक्षा 


करितों तों. अंधकार; उजेडाची. आश्या; करितो तों 
आम्ही .काळोखांत : चाळ. ायतों.. १० आम्ही. भंघळ्यां 
सारखे . निंत चाचपतों, नेत्रहीनाप्रमार्णे: चाचपतों, संधि- 
श्रकाशांत. अडखळावें तसें मध्यान्हसमयी , अडखळतों 
धश्टपुष्टांमर्घ्ये आम्ही मतवत्‌ आहों. . ११ आम्ही सगळे 
अस्वलांसारखें .गुरगुरतों, पारव्यांसारखें ' घुमत . राहतो; 
आम्ही .न्यायाची अपेक्षा करितो तों. त्याचा. पत्ता 
नाहीं; तारणाची आशा धरितो तों तें आम्दांपासून दूर. 
राहतें; .१२ कारण : आमचे:..अपराघ. .तुजसमोर बहुत 


आहेत: आमची पातके आम्दांविळ्द. साक्ष देतात; : . 


आमचे अपराध आम्ही. जाणून: आहों, आमचीं 
दुष्कृत्ये आम्हांस ठाऊक. आहेत. १३ घमेच्युति, परमे- 
श्वराचा अव्हेर, आमच्या देवास अनुसरण्यास माघार घेणे, 
छल्सूचक व असत्य भाषण करणें, लबाडी. मर्नात्त योजून 
ती. बोळून दाखविणे, द्दी तीं आहेत. १४ न्यायाला मागें 
ढकलले आहे, धार्मिकता लांब उभी राहिली आहे; कारण 
चवाठ्यावर सत्य अडखळून पडलें. आहे, तेथें. सरळतेचा 
प्रवेशच होत नाहीं. १५ सत्याचा अगदी अभाद झाला 
आहे; दुष्कमीपासून दूर राहणारा बळी पडतो. 

परमेश्वराने . हे: पाहिळें. व. न्याय. नाहीं. म्हणून त्याची 
इतराजी झाली. १६ कोणीच कतो. पुरूष नाहीं हें 
त्याला दिसून आळें, कोणी मध्यस्थ नाहीं म्हणून तो 


कंडी खाणारा मरणारच; त्यांत. एकादे विरडिलें तर 





विस्मित झाला, तेव्हां त्याच्याच बाहूर्ने त्याला साहाय्य 
केलें, त्याच्या न्यायत्वारने त्याला आघार दिला. १७ 
त्यानें उरख्राणाप्रमार्णें न्यायत्व धारण' केलें व भापल्या 
मस्तकीं तारणरूप शिरस्त्राण... घातठें; सुडखूपी पेह- 
राव तो ल्याला, आवेशरूप झसग्याने आपलें अंग 
त्यानें झांकिलें. १८ . ज्याच्या: त्यांच्या . कर्मांप्रमाणें तो 

देडेल, म्हणजे. आपल्या शत्रूस संताप आणील, 
आपल्या वैर्‍्यांस शासन करील, द्वीपांचें उसनें फेडील 
१९ ते. मावळतीपासून परमेश्वराच्या नामाचे .भय बाळ 
ग्रितील, तूयीच्या उगक्‍तीपासून त्याच्या प्रतापारचें. भय 
बाळगितींल; कारण शत्रु पाण्याच्या लोंढ्यासारखा येईल 
तेव्हां परमेश्वराचा आत्मा त्याजविर्दध झेंडा उभारील. 
२० तो सीयोनाकडे आणि याकोर्बांपैकी जे अधमापासून 
परादृत्त झाळे त्यांजकडे उद्घारकर्ता म्हणून येईल, असें 
परमेश्वर . म्हणतो. २१ परमेश्वर म्हणतो, माझा तर 
त्यांच्याशी हाच करार : तुजवर असलेला माझा आत्मा, 


तुझ्या सुखांत .घांतलेली माझीं वचनें, तुझ्या मुखांतून 


तुझ्या. संतानाच्या मुखांतूत व तुझ्या संतानाचें जें. 
संतान. त्याच्या मुखांतून आत्तांपासून पुढें - सर्वकाळ 


, निघून. जावयाचीं नाहींत, असें परमेश्वर म्हणतो. 


८” ____१ ऊठ, प्रकाशमान हो; कारण प्रकाश तुज- 
७ कडे आला आहे; परमेश्वराचे तेज तुजवर 

उद्य पावलें आहे. २ पाहा, अंधकार ए्थ्वीला 
झाकीत आहे, निबिड काळोख राष्ट्रंस झाकीत आहे; 
पण. तुजवर परमेश्वर उदय पावत आहे, त्याचें तेज 
तुजवर दिसत आहे. २ राष्ट्रे तुझ्या प्रकाशाकडे येतील, 
राजे तुझ्या उदयप्रभेकडे येतील. 

४ तू आपले डोळे वर करून चोहोकडे पाहा; ते सर्वे 
एकत्र होत आहेत, तुजकडे येत आहेत; तुझे पुत्र दुरून 
येत आहेत, तुझ्या कन्यांला कडेवर बसवून आणीत 
आहेत. ५ हॅ पाहशील तेव्हां तुझ्या मुखावर आनंद 
चमकेल, तुझ्या हृदयाला स्फुरण येऊन तें विकास पावेल, 
कारण समुद्राकडून विपुल धन तुजकडे लोटेल, 
राष्ट्रांची संपत्ति तुजकडे येईल. ६ उंटांच्या झुंडी, 
मिद्यान व एफ्रा एथील तरुण उंट तुला व्यापून टाकि- 


्ज्ट 


आवे लोक सोने ब ऊद घेऊन शबा येथून येतील, 
परमेश्वराचा . आनंदभराने गुणानुवाद करितील, 
७..केदारचे संबै. कळप 'तुजजवळ एकवट होत आहेत; 
'नबायोथचे. एडके तुझ्या कामी येतील; ते मला पसंत 
पद्दन. माझ्या! . वेदीवर. . चढतील, आणि भी.. आपल्या 
सुंदर 'श्ंदिराची:: शोभा: वाढवीन. ,८ जे. . मेघाप्रमाणे 
धावत आहेत, कबुतरे आपल्या घरकुख्यांकडे उडून 
जातात तसे जे उडत आहेत ते-कोण - ५. खरेंच, द्वीर्पे 
माझी वाट पाहत आहेत; तुझा देव परमेश्वर याच्या 
नामासाठीं, इख्ाएलाच्या पवित्र प्रभूसाठी तार्शीशचीं 


गलबते तुझ्या पुत्रांस त्यांच्या  सोन्यारुप्यासहित 
दुरून - घेऊन प्रथम. येत. आहेत, कारण परमेश्वराने 
तुळा. वैभवयुक्त केळें आहे. 


*. १० परदेदाचे लोक तुझे कोट बांधीत आहेत, त्यांचे 
राजे तुझी सेवा करीत आहेत; कारण भीं क्रोघाविष्ट होऊन 
मुला ताडिलें तरी आतां मीं प्रसन्न होऊन तुजवर दया केली 
आहे. ११ राष्ट्रांची संपत्ति तुजकडे आणावी, त्यांचे राजे 
तुजकडे मिरवीत आणावे म्हणून तुझ्या :वेश्षी सतत 
उघण्या राहतील, त्या अहोरात्र बंद म्हणून राहणार 
नाहींत. १२ कारण जें राष्ट्र व जें राज्य तुझी सेवा करणार 
नाहीं तें विल्यास जाईल; अशीं राष्ट्रे खातरीने उदध्वस्त 
होतील, १३ माझें पवित्रस्यान . शोभिवंत व्हावे 
म्हणून लबानोनाचें वैभव तुजकडे येईल; अथोत्‌ सुरू, 
देवदारू, भद्रदारू हे एकंदर तुजकडे येतील; माझें 
पादासन मी शोभायमान करीन. १४ तुला पीडा 
करणाऱ्यांचीं सुळे तुजकडे नमत येतील, तुला तुच्छ 
मानणारे सवे तुझ्या चरणीं लोटांगण घालिती; तुला 
परमेश्वराचे नगर इस्लाएलाच्या पवित्र प्रभूर्चे सीयोन 
हणतील. | 

१५ तूं टाकिलळेली व द्वेषिळेली होतीस, तुझ्याकडे कोणी 
जातयेत नसत; तरी तुला सर्वकाळचें भूषण, पिढ्यानपि: 
ढ्यांचा आनंद अशी मी करीन. १६ तूंराष्ट्रांचें दूध शोषून 
घेशील, राजांचे स्तन तू चोखिजझील, आणि मी परमेश्वर 
तुझा तारणकती, उद्घारकतो, याकोबाचा समथ प्रमु आहें हें 
तू जाणिशील. १७ मी तांब्याच्या जागीं सोनें, लोखंडाच्या 





अ० ८०५६-६१४१४ 


जागीं रपे आणीत; “लाकडांच्या . जागी तांबे 5 
दगडांच्या जागीं. लोखंड आणीन; तुजवर: शांति सत्ता 
चालवील व न्याय तुझा. काल्भार पाहील, असें मी 
करीन. .. १८ यापुढें तुझ्या . देशांत . कसलाहि 
जुलूम गर तुझ्या < सीमांच्या . आंत उजाडी 
वना यांचें नांवहि ऐकूं येणार नाहीं; तारण माझा 
कोट व कीर्ति. माझी . वेस आहे असें तूं म्हणतील, 
१९ यापुढें. दिवसां प्रकाश . देण्यास तुला . सूयोची, 
चांदण्यासाठीं: तुला चंद्राची गरज लागणार नाहीं, कारण 
परमेश्वर तुझा सावकालिक दीप होईल, . तुझा. देव 
तुझें तेज होईल. २० तुझ्या सूर्याचा यापुढें. अस्त 
होणार नाहीं; तुझा चर निस्तेज होणार नाहीं, कारण 
परमेश्वर तुझा सावेकालिक दीप होईल; तुझे शोकाचे 
दिवस संपले : आहेत, २१ तुझे सर्वे लोक धार्मिक 
होती, ते भूमीचे वतन सवेकाळ भोगितील; माझें 
गौरव व्हावें म्हणून ते माझे लाविळेळे रोप होतील, 
ते माझ्या हातची कारागिरी होतील. २२ जो सर्वात 
लहान त्याचे सद्द होतील, जो क्षुद्र त्याचें बलाढ्य राष्ट्र 
होईल; मी परमेश्वर हें योम्य समयीं त्वरित घडवून आणीन. 
१ प्रस परमेश्वराचा आत्मा मजवर आलत 
&.१ आहे; कारण दीनांस शुभवृत्त सांगण्यास 
परमेश्वराने . मला अभिषेक केला आहे; भम- 
हृदयी जनांस पट्टी बांधावी, धरून 'नेलेल्यांस सुक्तता, 
व बंदिवानांस बंधमोचन बिदित करावें; २ परमेश्वराच्या 
प्रसादाचें वर्ष, व आमच्या देवाचा सूढ- घेण्याचा दिवस 
विदित करावा; सवे शोकम्रस्तांचे सांत्वन करावें; 
३ सीयोनांतील शोकप्रस्तांस राखेच्या ऐवजीं दिरोभूषण 
घालावें, त्यांस शोकाच्या ऐवजीं हर्षरूप तेर द्यावे, 
ख्ित्न आत्म्याच्या ऐवजीं प्रशसारूप वक्ष द्यावे; तें अर्थात्‌ 
अशासाठीं कीं परमेश्वराच्या गौरवार्थ त्यांस धार्मिकतेचे 
वृक्ष, परमेश्वराने लांविळेळे रोप म्हणतां यावें म्हणून 
त्यानें मला पाठविलें आहे. र 
४ ते. पुरातत काळची. मोडतोड बांधून 
काढितील, आपल्या वाडवडिलांच्या वेळची सिंडारें 
भरून काढितील, उजाड नगरें व पूर्वीच्या पिढ्यांची 


७५०७९ 


. अर शैरगण-बळे 





1 


१11231 
शुक व 


81813१3. 

बर्या 
नन 
३३7: 


तोंवर :तिच्याकरितां मला चैन पडणार नाहीं. २- राष्ट्रे 
कुली धार्मिकता. पाहतील, सवे:राजे तुझे नैमब पाहतील; 


१ 
भ् 


री.) 

। 

श्् 

र” 

श्र 
3१.4 
 अहिकविदीत 


श्र 
.. 
४) 
क्त 


क हर्ती.! 
श्‍ 
१ 


केळेली व न टाकिलळेली नगरी आहेस असें म्हणतील 
१ अदोमाहून येत आहे हा कोण£ लाल- 
द्र भडक वल्लें लेऊन बसखाहून येत आहे. हा कोण £ 
* -” आपल्या वस्रामरणांनीं भूषित होऊन, आपल्या 


परमेश्वराच्या सुखाने. ठेविळेल्या -नव्या- नांवाने. तुंला | पराक्रमाच्या आढ्यतेने डुलत येत आहे. हा कोण £ 
हाक: मारितील, '३ तूं“ परमेश्वराच्या हाती. शोभायमान | जो भर्मोनें.. बोलणारा, “जो तारण : करण्यास समर्थ 
मुकुट, आपल्या देवाच्या हाती राजकिरीट . होक्ील. । तो. मी . आहें. . २ तुझा पोषाखाडा लाली कोठून £ 


| ४-याधुरढे सुळ: सोडिळेली म्हणणार . नाहींत, 


यापुढें | तुझी वले दाक्षकुंड तुडविणार्‍याच्यासारखी कां? ३ मीं 


१८० 


अ« ८३१ ३-६४५६ 





एकव्यानेंच- द्राक्षकुंड तुडविले; मजबरोबर अन्य राष्ट्रां- न. देतां ज्यानें नेलें, तो कोठें आहे १ १४ खोऱ्यांत 


तता. कोणी नव्हता;. मीं त्यांस आपल्या क्रोधाने तुडविले 
मीं त्यांस. आपल्या संतापार्ने रगडिळें; . त्यांचें रक्त 
माझ्या वल्लांवर ठडाले; माझ्या सवे वरांवर डाग 
पडले आहेत. ४ कारण सुड घेण्याचा दिवसं मीं 
आपल्या मनांत योजिला होता, माझ्या ' उद्धारकार्यांचें 


क्रोणाची अनुकूलता :नव्हती म्हणून मी 


' आत्म्यास 'स्तरिन्न- केलें; तेव्हां तो. उलटला; व: त्यांचा । भे 


शत्रु. बनला, तो' स्वतः त्यांजशी लढळा. ११: मग 
त्यांच्या लोकांस मोशाच्या वेळचे. प्राचीन दिवस" आठ- 
यरे; ते म्हणाळे, ज्यानें त्यास ' त्यांच्या. : कळपांच्या 
मेंढपाळांसह्द समुद्रांतून बाहेर आणि तो. कोठें आहे 
ज्याने आपला पवित्रतेचा आत्मा त्यांच्यांत घातला तो 
कोठें आहे? १२ ज्यानें आपला प्रतापी भुज' मोशाच्या 
उजव्या. बाजूनें चालविला, आपलें नाम सवेकाळ राहादें 
मदथून ज्यानें त्यांच्यापुढे समुद्र दुमागला, १३ मैदानां- 
वून घोडा नेतात तसें त्यांस ससुद्ढोहांतून. अडखदं 


उतरणाऱ्या गुरांप्रमाणें.. परमेश्वराच्या आत्म्याने त्यांस 
विश्रांतीस आणिलें; या प्रकारे आपले नाम प्रतापी 
व्हाबें म्दणून तूं आपल्या लोकांस नेळें. 

* १५ तूं स्वर्गातून अवलोकन कर, आपल्या पवित्रतेच्या 
व अतापाच्या निवासस्थानांतून पाहा; तुझी आस्यां व तुझे 
पसक्रमदर्दीन कोठें आहे. ? तुझ्या पोटांतला कळवळा 
तुझी करुणा माझ्या बाबतींत संकुचित झाली आहे. १६ 


तर्री:तू. आमचा पिता आहेस; अब्राहम आम्हांस जाणत 


नाहीं; इस्नाएल. आम्हांस ओळखीत. नाहीं, तरी हे परमे- 
श्वंरा, त. आमचा पिता. आहेस; आमचा त्राता, हें तुर्से 
प्राचीन काळापासून - नाम . अहिः. १७ हे परमेश्वरा, 
आम्हांस तुझ्या मार्गापासून कां: बहर्कू देतोस ? आम्ही 
तुझें भय बाळगू. नये! इतकी आमची. मने कंठोेर का 
करितोस २: तुझे. सेवकं;: तुझे. वतन झालेले' वेश यॉज- 
करिती, परत य १८ तुक्या पवित्रे: लोकॉरनी केंबळं 
थोर्डा काळे "वतन भोगि्ळे; आमच्या दानी. तुझे पवि्े- 
स्थान तुडवून :टाकिळें अहि. १९. ज्यांवर'तू' क्षी राज्ये 
केळे नाहीं, ज्यांस तुझे नाम दिले नाही त्यांच्यासारखे 
८९ 


१ अहाहा ! तू. आकाक्ष विदाररून. उत्तरेतासे; 
** "तुझ्या ददनानें वंधेतकंपायमान शाळे असते, तर धर्जे. 
होते 7.२ 'अमि 'जसा'. काब्याकुच्या - जाळिती? व. पायी 


, | उकळवितो तसा” तं. झोपल्या. शेतस :भफ्टे-मोम प्रकट. 


करण्यासाठी उतरल . अखितास; २. तूं' 'अभेपेशिते 
"छृर्त्ये करीत असता. तुह्या वंशनाने: राष्ट्रे, षर> 
थर :कॉफ्ली :असती तर बरें होतें! ४ हे देवा, तुझी 
आशा धशूंन'- रोहणार्‍यांचें इष्ट कामं करणारा असा तुह्या 
दिवोये “दुसरा “कोणी. प्राचीन . कांलापासून . ऐकण्यात 
आलेल्ञ नाही, : त्याचें नांब आलेलें नाही, कोणी तो 
डोळ्यांनी पाहिला नाहीं. ५ जो आवडीने घमोवरण 
करितो त्याला, जे तुझ्या मा्गोनें चालतांना. तुझे स्मरण 
करितात त्यांना, त. भेट देतोस; पाहा, दं. आम्हांवर कोप- 
लास, कारण आम्ही पापी ठरलो; ह्या स्थितींत आम्ही बहुव 
काळ आहों; तर आमचा उद्धार होईल काय £ ६ आम्ही 


७८१ 


अन :८४५६-६५४१६ 


याया 





सगळे ..अश्युद्ध मनुष्यासारखें झालों. आहो; “आमची सवे 
श्रमकृत्यें धाणेरब्या वग्नासारखीं झालीं आहेत; आम्ही सवे 
भल्याप्रमार्गे वाळून गेलो. आहों; आमच्या अघर्नानें 
आम्हांस वांदळाप्रमाणें उडवून दिलें आहे. ७ तुजा घावा 
करणारा . कोणी... नाहीं; तुझा आश्रय: करण्यासाठी कोणी 
स्वतांळा. जागत -: क्ररीत--नाही;; कारण तूं. आपलें सुख 
आम्हांपासून,- .लपविठें . आहे; : आमच्या  अघमो्या 
योगानेंच-त॑ आम्हांस भस्म केळे आहे. :- :-  ..: 

४ लर"भातां, हे परमेश्वरा; तू आमंचा-पिता आहेस; 
आम्ही माती. आहें, तू: आमचा कुभार आहेस; आम्ही सवे 
दृक्त्या हातची कृति आहों, ९. हे परमेश्वरा;:फार कोपूं नको, 
आसा अधर्म सदा त्मक नको; पाहा, : दष्टि.ढाष, भाम्ही 
-. . बुद. विनवितो, आम्ही. त्वे तुझी प्रजा आहों. १०. तुझी 


ड् 


वड 

धू 

हकड: 
६६) 


डर 


डर 


ज्ञ 
2३ 
व 


व 
ड्‌ 
न 
रै 
व. 
र 


1 
जै 





र, त रु 
रक 


-हि.४. हर्भ: 


र 

क 

इ 
“डी; 
ः वब न 


क 
ह. 


डौ 
व 


डर जड | 
हव 


"यी 


ड्इ 
हि 


राद्णार नाहीं, प्रतिफळ त्यांच्या पदरीं मोजूनं घालीन; 
'ऊजञुबच्या दुष्कमाचें आणि तुमच्या वाडवडिलांनीं पर्वतां- 
वरः धूप जाळिला व टेकड्यांवर माझा. अपमान केला 
त्यांच्या दुष्करमारचें फळ मी त्यांस देईन असें परमेश्वर 
म्हणतो; भी आधीं त्यांच्या कर्माचें फळ त्यांच्या पदरी 

८: प्ररमेश्वर .असें म्हणतो, द्राक्षांच्या घोसांत. नत्रा 
द्राक्षारस: दृष्टीस पडला असतां: त्यांत लाभ आहे म्हणून 
यांचा नाश करूं नका असें. ठोक म्हणतात; त्याप्रमाणे 
सी आपल्या सेवकांस्तत करीन; मी अवघ्यांचा नाश 
करणार नाहीं. ९ आरी .य़राकोबांतून- संतान, यहू्दांतून 
माह्या पवेतांचा. वारस उत्पन्न करीन; ' माझे निवडलेले 
त्याचें वतन पावतील, माझे सेवक तेर्थे वस्ती करि- 
तील, १०. माझा - धांवा करणाऱ्या लोकांसाठी शारोन 
कळप  चारण्याचें कुरण होईल, अखोराचें खोरे गुरांचा 
भोठा होहैल; :११:पणः सुम्हीं परमेश्वरास सोडिले; जे 
'कुदी माझ्या. पवित्र पर्वताची पर्वा करीत नाही, 


) .मनीसाठी ९ कर्मदेवतेसाठीं ) मिश्रित पेयोचे 
ठेविता, . १२. त्या तुम्हांस मी तरबार 
5. तुमही सगळे क्धासाठी खालीं. वाकाल; 
स्री. हाक मारिली तरी तुम्ही उत्तर दिलें नाहीं; 
"तरी तुम्ही ऐके नाहीं; माझ्या दष्टीने जें 


डि हिन 


“केळे, जें .मला नापसंत तें तुम्ही 


टर 


१ “ह्याकरिता . प्रसु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, माझे 
खातील, पण तुम्ही उपाशी राहाल; भाझे सेवक 


्ै 
व 
र 
ई) 
र 
डर 


तुम्ही :खिन्न शितलानें ओरडाल, भमहृद्य होऊन आकांत 
कराल: .१५ तुम्ही आपलें नांव मागें ठेवाल-त्याचा उप- 
योग माझे निवडलेले. लोकःशाप देण्याकडे करून म्हणतील 
कीं भरसु परमेश्वर तुला जिवे मारील; तो आपल्या सेवकांस 


उमा दुसरें -नांव ठेवीठ; १६ म्हणून देशातला जो आपणास 


ज्ट्रे 


यशया अ३ ६५५१ ४३८४१७ 





“अन्य म्हणषीळ ती सत्यदेवाच्या : नामार्ने आपणास , साठीं कोणतें स्थल. असणार १ २ परमेश्वर ' म्हणतो; ह्या 
तसा म्हणवील; देदांतलठा जो रापथ वाहील. तो ती | सवे वस्तु माझ्याच हातानें बनलेल्या: आहेत; त्याअज्ञा 
सत्यदेवाच्या नामाची.. वाहील; कारण पूर्वीच्या कष्टांचा । प्रकारें झाल्या आहेत; पण जो. दीन व. भमहृदय आहे. 
विसर पंढला. आहे व ते माझ्या द्टीआड झाले आहेत. व माझी वचनें ऐकून कंपायमानः होतो, त्याजकडे मी 
: १७ पाहा, मी नवें आकाह व नवी पृथ्वी निर्माण , पाहतों. ३ बैल कापतो. तो. मनुष्यवध करणारा होय 
करितों; पूर्वीच्या..गोष्टी कोणी स्मरणार. नाहींत, त्या । मेंढ्याचा यज्ञ करितो तो कुत्र्याची मान मोडणारा होये 
कोणाच्या 'घ्यानांत येणार नाहींत; १८ परंतु जें. मी | अन्नार्पण करितो तों डुकराचें .रक्त. अर्पिणारा होय; धूप 
उत्पक्न करितों त्याने तुम्ही सदा आनंदी :व्हा व उद्लास | दाखवितो तो. मूर्तींचा धन्यवाद करणारा होय; ज्या अर्थी 
पावा; पाहा, मी यरुदलेम उल्लासमय, त्यांचे लोक आनंद- : त्यांनी आपलेच भार्ग : पसंत केले आहेत. व. अमंगळ. 
मय - करितों. ..१९ मी यरुशलेमाविषयीं: उद्चास पावेन, : पदाथानीं त्यांचा जीव संतुष्ट होतो, ४ त्या अर्थो मी. . 
माझ्या. लोकांविषयी आनंद - पावेन; त्यांत : शोकाचा ब । त्यांच्यासाठी . दुदेशा पसंत करीन, - ज्याची त्यांस भीति 
'अकांताचा शब्द पुनः ऐकूं येणार नाहीं. २० यापुढें ' वाटते. ते त्यांजवर आणीन; कारण मीं हाक मारिली 
थोडे दिवस वांचणारें अभक त्यांत जन्मास' येणार नाहीं. ' तेव्हां कोणीं उत्तर दिलें नाहीं, मी बोलंलों तेव्हां त्यांनी 
जो पुऱ्या आयुष्याचा होणार नाहीं असा म्हातारा त्यांत .। माझें ऐकले. नांही, तर- माझ्या इ्टीने जें वाईट तें त्यानीं 
.असणार नाही; तेथील जो कोणी . तरुणपणी भरेल.तो ! केलें, मला 'जे::नापसंत:तं त्यांनीं पसंत केलें, यद 
शंभर. वर्षांचा होऊन मरेल, देवाच्या: शापाने भरणारा  :.. ५ परमेश्वहत्ें वचन, ऐकून :कंपायमान होणार्‍यांनो, 
पापीहि शंभर वर्षांचा होऊन मरेल..२१ ते. घरें बांधून त्याचें वचन, ऐका; तुमचा :द्रेव करणारे तुमचे जे बंधु 
त्यांत, राहतील, द्राक्षांचे .मळे लावून . त्यां्रें फळ खातील. : माझ्या . नामाथें - निमित्त. करून कुम्दांस, हाकून देतात व 
२२ ते घरें बांधतीळ आणि त्यांत. दुसरे राहतील, ते म्हणतात. की. एरमेश्वराचें गौरव होवो: म्हणजे तुमचा 
छावणी .करितील आणि ..फळे दुसरे खातील, असें हर. आम्हांस :पाहुण्यास सापडेल, ते. फजीत : होतील. 
म्हावयाचें नाही; कारण दृक्षाच्या आयुष्याप्रमाणें माझ्या | ६. . नगरांतून..क्रोलाहल.. ऐकू येतो; ममंदिरांतून “शब्द 
शोकांचें आयुष्य होहेळ, ब माझे निवडलेडे आपल्या | ऐकूं येतो; आपल्या श्ूंचें पारिपत्य करणाऱ्या :-परमे 
हातांच्या श्रमाचे फळ पूर्णपणें भोगितील. . २३ . त्यांचे | श्वराचा. शब्द ऐकू येतो; ७ वेणा येण्यापूर्वीच ती प्रसूत 
परिश्रम व्यर्थ जाणार. नाहींत, संकट. तत्काळ गांटील | झाली, वेदना. होण्यापूर्वीच. तिला पुत्र झाला. ८ अजी 
अशा संततीला ले जन्म देणार नाहींत; कारणं परमेश्वराने गोष्ट कोणीं कधी ऐकली काय £ अक्षी गोष्ट कोणीं 
आक्षीर्वाद दिळेली ती संतति आहे, ब त्यांची मुलें | पाहिली काय £ देश एका दिवसांत जन्म पावतो काय £ 


त्य़ांजवळ राहतील. २४ त्यांनीं हाक मारण्यापूर्वी मी. 
उत्तर देईन, ते बोलत आहेत तोंच मी त्यांचें ऐकेन, 
क्षसें होहेल. २५ तेव्हां लांडगा ब कोकरू एकत्र चरतील, 
सिंह बैलाप्रमाणें कडबा खाईल, सपाचे खाणें धूळ होईल 


माझ्या. सगळ्या पवित्र डोंगरावर ती. उपद्रव देणार 


राष्ट्र एका क्षणांत जन्मास येतें. काय १ परंतु सीयोनेनें 
वेणा दिल्या, ती आपलीं मुलें प्रसवली. ९ मुलें 
जन्माच्या लागास आणून त्यांस मी प्रसविणार नाही 
काय, असें परमेश्वर म्हणतो. जो मी जन्मास 
घालणारा तो काय गभभोहय बंद करणार, असें तुझा 


नाहींत, नासधूस करणार नाहींत, असें परमेश्वर म्हणतो. | देव म्हणतो. 


१ परमेश्वर म्हणतो, आकाश माझें सिंहासन ! 


द व र्व माझें पादासन आहे;. तुम्ही 'मजसोठी 
कशा प्रकारचें धर बांधणार ? मला विश्रांती- 





१०: यरदलिमेबरोबर आनंद करा, तिंजवर प्रेम 
करणीरे तुम्ही सर्व * तिजमुळे अेंड्रासा; तिंजसाठी शोक 
करणारे तुम्दी सवे 'तिजबरोबर अत्यंत हार्षेत व्हा; 


ज्ट्शे 


अ ६६५११ -यिमेया १:३ 





. १२ कारण परमेश्वर म्हणतो, पाहा, नदीप्रमाणें 
झांति व पाण्याच्या पुराप्रमा्णे राष्ट्राचे वैभव मी तिज: 
कडे वाहवितों; तुम्डी स्तनपान कराल; तुम्हांस कडेवर 


करीन; . यरुदंठळेमांत तुमचें .सांत्वन करीन. 


5. १५ कारण पाहा, आपला क्रोध अमीच्या द्वारें प्रगट 
करावा, आपल्या . धमक्रीबरोबर . ज्वाळा निघाव्या म्हणून 
परमेश्वर अभींतून येईल, त्याचे रथ. वार्वेरळीसभान अस- 
शार. १६: कारण परमेश्वर. अभीने न्याव कंरील,' सर्व 
मनुष्यंजातीचा आपल्या तरवारीने न्याय करील; परमे- 
श्वरानें वघिलेल्यांची संर्या मोठी असणार. १७ बागेच्या 
मध्यभागी असलेल्या मूर्तीच्या मागे सागावे म्हणून जे 
भापणांस पवित्र व शुद्ध करितात वे डुकराव्वें मांस, अमंगळ 
वदोर्थ व उंदीर खातात ते सगळे एकदम विंल्यास 
जातील असें परमेश्वर म्हणतो. 

१८ मी त्यांची कृत्यें व त्यांचे विचार जाणतो, संव 
राष्ट्रांनी व मिल्नमिभ्न भाषा बोल्याऱ्यांनीं माझें वैभव 


» । पाहावें म्हणून मीं त्यांस एकवट करावें. अक्षी वेळ आली 


आहे. १९ मी त्यांना एक चिन्ह दाखवीन; त्यांतून 
जे बचावतील त्यांस मी तार्शीश, पूल व ळूद अश्या धनुधोरी 
राष्ट्रांकडे पाठवीन; ज्यांनीं माहे नाम ऐकटें नाहीं, माझा 
महिमा पाहिला नाहीं अद्या तूबल व यवान या दूरच्या द्वीपांत 
मी त्यांस पाठवीन; ते अन्य राष्ट्रंत माझा महिमा प्रगट 
करितील. २० परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वराच्या मंदिरांत 
जसें इस्राएल लोक परमेश्वरास शुद्ध पात्रांतून अन्नार्पण 
आणितात तसें सवे राष्ट्रांमधून तुमच्या बांध “स 
अपेणे म्हणून घोष्यांवर, रथांत, पालख्यां, खेच र 
व॒. सांडणींवर बसून यरुळालेमास माझ्या पांबत्र 
पर्वतावर आणितींल. २१ त्यांच्यांतून कांही जण याजक 
वः ठेवी व्हावे म्हणून मी घेईन असें परमेश्वर म्हणतो. 

२२ कारंण मी नवें आकाश व नवी पृथ्वी निमोण 
'करणार; तीं जदली मजसमोर टिकून राहतील तसा 
सुंमचा वंश व तुमचें नांव टिकून राहील असें परमेश्वर 
म्हणतो. २३, असे होईल कीं एका चंत्रदरीनापासून 
दुसऱ्या चंद्रदर्शनापर्यंत, एका राब्बाथापासून दुसऱ्या 
शब्बाथापर्यंत सवे मनुष्यजाति मजपुढें भजनपूजन 
करण्यास येईल, - असें. परमेश्वर म्हणतो. २४ ज्यां 
मनुष्यांनीं मजविरुदध बंड केलें त्यांचीं प्रेते ते बाहेर 
जाऊन पाहतील; कारण त्यांस लागलेली कीड कीं 
मरावगाची नाहीं; त्यांस लागळेला अभि कधीं विझावयाचा 
नाहीं; सर्वे मानवजातीस त्यांची किळस येईल. 


$ खन्यामीन प्रांतांतीठ अनाथोथ एल्या ] आठे. ३ तससेच यहूदाचा राजा योक्षीयापुत्र यहो' 


6 गाजकांपैकी हिल्कीयाचा पुत्र मिरेया. मार्ची वेचने 


याकीम याच्या काळापासून यहूदाचा राजा. योक्षीया: 
२ यहूदाचा राजा आसोनपुत्र : योक्षीया याच्या । पुत्र. सिदकीया 


यांच्या कारकीर्दीच्या अकराव्या 


कारकीर्दीच्या तेराव्या वर्षी प्ररमेश्वराचें वचन जिर्मयास ' वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजे पांचव्या महिन्यांत वरु- 


ज्ट्डं 


वि्मया 


अन ३्काट 


_ जर 


- झडेमकरांस बंदिवान करून नेलें तेथवर ते बचन आलें. | मी त्यांस शिक्षा सांगेन. १७ तू. तर आपली कैवर 


___ ४ प्ररमेश्राचें वचन मठा आलें तें असें ५ मीं 
तुरा भर्माशयांत घडिलें त्यापूर्वी तूं मला ठाऊक होतास, 


११ मंग परमेश्वराचे वचन मला प्रात्त झालें कीं 
यिमंया, तुला काय दिसर्ते £ मी म्हणालो, मला 


यहूदाच्या 
: स्थापितील. १६ त्यांनीं मला सोडिळे आहे, अन्य 
देवापुढे धूप जाळिला आहे. व आपल्या हातच्या 
कृतींची पूजा केली आहे; त्यांच्या या. से दुष्ठतेबदृळ 
१ सुळांत : शाकेद बु. 
२ सुळांत: शोकेद. 
५० न 


कस; ऊठ, मी तला आज्ञापितो' ते :सवे त्यास . सांग; 
त्यांस घाबरू नको; घाबरलास तर मी तुला. त्यांच्या 
पुढें घाबरवीन. १८ पाहा, आज या सगळ्या देंशा- 
विरुद्ध, यहूदाचे राजे, त्याचे :सरदार, त्याचे याजक व 
देशांतील लोक यांच्याबिरुद्ध तुला मी तटबंदीचे नगर, 
लोह्स्तम, पितळी कोट असें करितो. १९ ते तुजबरोबर 
सामना करितील पण तुजवर त्यांचा वरचष्मा होणार 
नाहीं; कारण तुझा बचाव करण्यास मी तुझ्याबरोबर 
आहें असें परमेश्वर म्हणतो. . 


१ तेव्हां परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें की. 

१ २ जा, हें पुकारून यरुशलेमच्या कानी पाड: 
परमेश्वर असें म्हणतो की तुझें तारण्यांतलें प्रेम, . 
वाडूनिश्वयाच्या वेळचा तुझा 'अनुराग व रानांत पडीत 


- | स्थळो तुझें माझ्यामागून. येणें यांचें मला स्मरण 
. | आहे. ३ इखाएठ परमेश्वराठा पवित्र, त्याच्या उपजायें 


प्रथम फळ असा होता; त्याला 'गिळून टाकणारे सवे दोषी 
ठरले. त्यांच्यावर आरि. आलें, असें परमेश्वर म्हणतो. 
४ हे याकोबाच्या  घराण्या, इस्राएह घराण्यांतील 


| सर्व. गोत्रांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका; ५ परमेश्वर 


म्हणतो की तुमच्या पूवेजांस माझ्या ठायी असा 
कोणता अन्याय आढळला. कीं ते. मजपासून दूर गेले 
य झून्याच्या मार्गे लागून झन्यच झाठे? ६ ते असेंहि 
म्हणाळे नाहींत कॉँ ज्या परमेश्वराने आम्हांस मिसर 
देशांतून आणिळें, आम्हांस रानांतून, वैराण व खांचे- 
खळअयांच्या प्रदेशांतून, निर्जल देशांतून व मरत्युच्छार्ये 
तून नेलें, :ज्या प्रदेशांतून कोणी जातथेत नाहीं व 
जेथें. मनुष्यवस्ती नाहीं त्यांतत आम्हांस नेलें, तो 
परमेश्वर कोठें आहे ९ ७ मीं तुम्हांस सुपीक भूमीवर 
तिचा 3डपज खाण्यासाठी व तिची संपत्ति भोगण्यासाठी 
आणिलें, पण तुम्ही येऊन माझा देश (विटाळिला,- माहे 
वतन. तुम्हीं अमंगळ क्रेळें आहे. ८ परमेश्वर कोठें आहे 


-असें. याजक म्हणाळे नाहींत. व धमंशासखत्राचा कारभार 


चालविणाऱ्यांनीं मलो जाणिळें. नाही; लोकपालहि 


३८७ 


अ० २९४८-३१: 





फितले;- संदेटे बालदैवताच्या नांवानें भाषणें 
करूं लागले व निरर्थक. गोष्टींच्या मार्गे लागले; ९. म्हणून 
मी तुम्हांशी आणखी वाद करीन, मी तुमच्या मुलांच्या 
मुलांशी वाढ चालवीने असें परमेधर म्हणतो. 
१० कित्ती. लोकांच्या. द्रीपांत जाऊन पाहा, केदारासं 
कोणास तरी पाठवून नीट विचार करा, व असल्या गोष्टी 
कधीं झाल्या आहेत की काय तें पाहा.. ११ जे देवच. 
नव्हत असले देव तरी कोणा राष्ट्राने बदलिळे काय १ तरी 
पण माझ्या लोकांनीं आपल्या वैभवाचा . मोबदला जींत 
हित नाहीं अशा गोष्टीशी केला आहे. १२ हे आकाशा, 
हॅ पाहून भयचकित हो; थरथर कांप, शुष्क होऊन जा 
असें. परमेश्वर म्हणतो. १३ . कारण माझ्या लोकांनीं 
इुहेरी, दुष्कर्म केळे; मी जो जीवंत पाण्याचा झरा, 

मल्य त्यांनीं .सोडिळें आणि ज्यांत. पाणी राहणार नाहीं असे 


आहे, त्यांनी महानाद..केठा आहे; 
त्यांनीं .त्याचा देश.. उजाड. केरा: आहे, . त्याचीं नगरे 
जाढूनपोळून निर्जन केलीं आहेत. १६. नोफ व तह 


पन्हेस- यांच्या लोकांनीं - तुला. खाऊन टाकिले आहे. 
१७.तुझा देव परमेश्वर तुल - मार्गाने. नेत असतां त्याला 
सोडन तूं हें आपणावर आणिलें नाहीं काय १. १८ मिसर 
देशाच्या वाटेस लागून नीळ नदीचें पाणी पिण्याचे 
तुळा..काय प्रयोजन १ .झर्द्वर देशाच्या वाटेस लागूत- 
त्दीरचें.. पाणी पिण्याचे तुला काय. .प्रयोजन १ 

१९. तुझीच दुष्टता. तुला शासन करीळ,:. तुझीच धर्म- 
भ्र्ता.तुला; शिक्षा करील; तर हे: समजून -घेळऊन  घ्यानांत 
-__ हाण कॉ.-परभेश्वर-जो तुझा : देव त्याल तूं. सोड्लिं आहे; 
: आणि-तुला:साझा -घाक वारत. नाहीं: हें अतिट्कारक व 
हेशदायक आहे, असें प्रभु सेनाघ्ीश: परमेश्वर - महणतो; 
२० कारण आयीन काळीं त: आपलें जू. मोडिळें,.आषलीं 
बंघनें तोडिली आणि तूं म्हणालीस मी सेवा करावयाची नाहीं; 


आणि तू कतब्रिणीसारखी प्रत्येक्ष उंच टेकडीवर व प्रत्येक । वराचे वचन लक्षांत आणा; मी इख्ाएलास. वैराण 


हिंख्या. घाडाखालीं ओणवी:-आलीस::२१ मीं तर तुला 


प! 


उत्हृष्टं जातीची उत्तम द्राक्षालता अशी. लाविली, ती तू 
माझ्यासमोर परदेशची हीनजातीची द्राक्षालता कशी 
झालीस? २२ तर तूं आपणास खारारने घुतळें व 
आपणास पुष्कळसा साबण लाविला तरी माझ्या दृष्टीने 
तुह्या पापाचा डांग तसाच रांहील असें प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो. २३ मी भ्रष्ट झालें नाहीं, बालदैवतांच्या मागें 
गेळें नाहीं, असें तुला कसें म्हणतां येईल £ खोऱ्यांत तू 
काय. केलें त्या तुझ्या वर्तनाचा विचार करून पाहा, तूं 
चपल, तरुण सांडणीसारखी इकहून तिकडे. धावत 
आहेस. २४ ती रानांत हिंडावयाला सवकलेली,. कामा- 
तुर होऊन धापा टाकणारी रानगाढवी आहे; ती 
ह्ातेणास आली असतां तिला कोण रोखील १ तिला 
धरावयास जाणाऱ्यांनीं विणण्याचें कारण नाहीं; तिच्या 
क्रतूंत ती हातीं लागेल. २५ आपले पाय झिजं देऊं 
नको, आपल्या घक्ास कोरड पडू देऊं नको; पण तूं 
म्हणालीस, काय उपयोग £ कांहीं नाहीं; मीं परक्यांवर 
प्रेम केळें आहे, त्यांच्यामागे मी. जाणार. २६ चोरास. 
पकडिलें म्हणजे तो जसा ठाजतो तसें इक्लाएलाचें घराणें 
लज्डित झाळें आहे; ते, त्यांचे राजे, त्यांचे सरदार, त्यांचे 
याजक व त्यांचे संदेष्टे लजित झाले आहेत. . २७ 
काष्ठास म्हणतात, .तूं माझा बाप; पाषाणास म्हणतात. 
तूं. मला .जन्म दिला; त्यांनी मजकडे मुख नव्हें तर 
पाठ. फिरविली; तरी संकटसमयीं. ते. म्हणतील, ऊठ 
आमचा . बचाव कर. २८ तर. तू आपणासाठी केलेले 
देव. कोठें आहेत १ तुझ्या संकटसमयी ते उठून तुला 
बचावतील कीं काय तें पाहा, कारण हे यहूदा; तुझ्या 
नगरांइतकी तुझ्य़ा दैवतांची संख्या आहे. 

२९ तर तुम्ही मजशी कां ःवाद घालितां £ तुम्ही 
सर्वानी. मजविरुद्ध पाप केळे. आहे, असें परमेश्वर 
म्हंशतो. ३० तुमच्या पुत्रांस मीं. ताडन केलें तें व्यर्थ, 
त्याने. ते झुद्धीवरः आळे माहीत; फाडणाऱ्या [सेहाप्रमाणे 
तुमंच्याच तरवारीने तुमच्या संदेट्यांस- खाळन टाकिले 
आहे. ३१ अहो,. ह्या पिढीचे लोकहो ! तुम्ही परमेः 


निबिड काळोखाचे स्थळ असा :झालों. आडे. .काय 


अ० २९३५३१--३१६ 





"म्ही मोकार झालों आहों, यापुढें आम्ही तुजकडे 
येणार नाहीं. असें माझे ' लोक कां म्हणतात £ 
३२ कुमारी आपलीं भूषणे, नवरो आपला पोशाख 
विसरेल काय ? तरी माझे ठोक अगणित दिवस . मला 
विसरळे आहेत:. ३३: तं. फार छानछोक्री करून इष्का- 
मार्गे. कशी लागली आहेस !. अश्याने तूं. आपली चाल दुष्ट 
ल्रियांसहि दिकनिली आहे. ३४ निर्दोष, दीन जनांच्या 
जिवांचे. रक्त तुझ्या अंगावरील वस्रांत सांपडळें आहे; 
ते तुझें घर फोडितांना तुझ्या हाती लागले नाहींत, तर 
ह्या सर्वाला तुझें वर्तन कारण झालें. ३५ तरी तूं म्हणा- 
लीस, मी. निर्दोष आहें, त्याचा राग मजवरून फिरलाच 
आहे; तूं म्हणालीस, मीं पाप केलें नाहीं म्हणून पाहा, 
मी तुजशीं दावा चालवीन. ३६ आपली चाल बदलून 
इकहून तिकडे कां भटकतेस £ तूं अश्‍्शुरामुळें खजील 
झालीस तश्ली. मिसरामुळेंहि ह्वोझील. ३७ तूं हातांनी 
आपलें कपाळ बडवीत त्याजपासूनहि निघून जाझील 
कारण तुझी मिस्त ज्यांवर आहे त्यांस परमेश्वराने 
 निक्कारिळे॑ं आहे, व ॒ त्यांच्यायोगें तुझें कल्याण 
-. होणार नाहीं 
न १ परमेश्वर म्हणतो, कोणीं आपली बायको 


छे:टाकिठी व ती त्याच्यापासून निघून जाऊन दुसर्‍याची, 


झाली तर तो पुनः तिच्याकडे परत जाहेल 
कार्य १ अशाने 'देश भ्रष्ट होणार नाहीं काय १ तूं तर 
अनेक . जारांशी व्यमिचार केला तरी तू मजकडे पुन 
फिरू पाहतेस काय ? असें परमेश्वर म्हणतो. २ डोळे 


बर करून उजाड टेकड्यांकडे पाहा; जेथें तुझ्याजवळ 


कोणी निजला नाहीं असें कोणतें ठिकाण उरलें आहे £ 
रानांत. अरब दवा धरितो तक्षी तूं त्यांच्या वाटा घरून 
बसलीस; तू. आपल्या शिंदळकीनें व दुष्टतेनें देश भ्रष्ट 
केला आहे. ३ हासुळें पर्जन्यवृष्टि आवरण्यांत आली 
- आहे. आणि वळवांया पाऊस पडला नाहीं; तरी तुझें 
कपाळ पडळें कसभिणीचें; तुला लाज कशी ती ठाऊक 
नाही. ४ माझ्या आपा, माझ्या तारुण्यांतीक मार्गदर्शक 
वँँच आहेस, असें ,त॑ आतांपासून मळा म्हणणार 
नाहींस काय ५ तो नेहमीं मनांत अढी घरीळ काय? 





तो .सवेकाळ ती ठेवील काय? पाहा, तू असें बोलतेस 
खरी, तरी कुकमें करितेस व आपलाच क्रम-चालवितेस. 

- ६ ह्याश्रिव्राय योशीया राजाच्या कारकीदीत परमेश्वर 
मला म्हणाला, मला सोडून जाणारी इस्राएल हिने काय 
केलें हें तूं 'पाहिळें आहे. काय ६१ प्रत्येक उंच पर्वेतावर व 


. प्रत्येक हिरव्या झाडाखाली जाऊन तेथें तिनें व्यमिचार 


केला. ७ सी म्हणालो, हें सर्व केल्यावर. तरी तिनें मंज- 
कडे . परत यावें ना ६ पण ती. आली नाहीं; तिची 
बेइमान बहीण यहूदा हिनें हें पाहिलें; ८ आणि. तिला 
जरी असें दिसून आलें कीं मला सोडून जाणारी इद्माएळ 
हिला जारकर्म केल्यामुळें मीं . टाकून सूटपत्र दिलें, 
तरी तिची बेइमान बहीण यहूदा, हिला निलकूल 
भीति वाटली नाही; तीहि जाऊन व्यभिचार करूं 
लागली. ९ तिच्या व्यमिचाराच्या स्वैरतेनें देश भ्रष्ट 
झाला; तिनें काष्ठपाषाणांशीं व्यभिचार केला. १० इतके 
असूनहि तिची बेइमान बहीण यहूदा मनापासून मज- 
कडे वळली नाहीं, तर. कपटाने वळली असें परमेश्वर 
म्हणतो. ११ परमेश्वर.मला म्हणाला, बेइमान यहूंदा- 
पेक्षां मला. सोहून जाणारी इख्राएहळ कमी दोषी 


आहे.. १२ जा, . उत्तरेकडे हें. पुकारून सांग कीं हे 


मार्ग सोडून . जाणाऱ्या इस्लाएके, मागें फीर, असें 


, परमेश्वर म्हणतो; मी तुजकडे रागाने. पाहणार नाहीं, 


कारणं मी कृपाळू आहे; मी. सदा कोघयुक्त राहणार 


: नाहीं,. असे परमेश्वर म्हणतो.. १३ तू आपला देव पर- 


मेश्वर याजपासूने . पतन पावून इकडेतिकडे * प्रत्येक 
हिरव्या झाडाखाळून परक्याबरोबर भटकलीस व माझा 
शब्द ऐकला नार्ही, हया आपला दोष मात्र पदरी षे, 
असें परमेश्वर म्हणतो. १४ परमेश्वर म्हणतो, मुलांनो, 
मार्गे फिरा, कारण मी लझाचा नवरा आहें; मी तुम्हांस 
या. दाहरांतून एक, त्या. कुळांतून दोघे, असे घेऊन 


 सीयोनास आणीन. १५ मी तुम्हांस माझ्या मनासारखे 


मेंढपाळ देईन; ते तुम्हांस हान व॑ अक्कल ह्यांनी तृप्त 


अ० वेः१६-४:११ :_ सिर्मया 


त्यांच्या ध्वांनींहिं येणार नाहीं, त्यांस तो. आठवभारहि 
नाहीं, ते त्यांची खंत करंणार ' नाहींत, आणि तो पुनः 
बनविणार नाहींत. १७ त्या काळी 'यरुशळेनास* परमे- 
श्वराचे' सिंहासन. म्हणतील; त्याच्याकडे सवे राष्ट्रे: जमाः 
होतील, कारण परमेंधराचे नाम यख्छेठेंमांत आहे; 
यापुढे॑ तों. आपल्या दुष्ट अंतःकरगोच्या*- हद्राप्रमाणि 
चोळणार नाहीत. १८ त्या काळीं यहूदारचे घराणें इत्ा- 
एलाच्या घराण्याबरोबर चालेल, ते उत्तरेकडील देशां 
वून निघून एकवट होतील व तुमच्या. पूर्वेजांस मीं वतंन 
करून दिलेल्या देशास येतील. . १९ मी. तुला पुत्राच्या 
योग्येतेस आणावे, तुला मनोरम भूमि द्यावी, 'रा्रंतील 
श्रेष्ठ वैभवाचे वतन तुला द्यावें असें मला वाटलें होतें 
तुम्दी मला, माझ्या बापा, असें म्हणाल -वे मला अनु- 
सेरावयाचें सोहन मार्गे फिरणार नाहीं असें मला वाटलें 
होतें. २० इलाएलाच्या घराण्या, बायको बेइमान होऊन 
. आपल्या पतीस सोडिते तसे तुम्ही, मजशी . बेश्माने 
झाला आहां, असें परमेश्वर .. म्हणतो. २६  उजांढ 





















१. परमेश्वर म्हणतो, हे इलाएे, जर तं मजकडे 
 वळकीड, आपलीं अमंगल कृत्यें माश्यासमोरून दूर 
*“- करिज्ील, बद्दकणार नाहींस; :२ आणि सत्याने, धर्माने 
वः सरळपणार्ने परमेश्वराच्या ' जीविताची शपथ वाहील 
तर राष्ट्र, परमेश्वेरांच्या. ठायी. आापणॉस घन्य गणितील व 
त्यांचा अंमिमान बाळंगितीठ 
. ३ कारण परमेश्वर यहूंदा व यरहालेम यांतल्या 
लोकांस म्हणतो, आपली. पडीत जमीन नांगरा, कांठ्यां 
मध्ये पेरू नका. “इ यडहूदाचे लोकहो, यरंदालेमवारहो. 
परंमेशवराप्रीत्यय आपली सुंता करा, आपल्या अंत 
करणाची सुंता, करा; नाहींतर तुमच्या कर्माच्या 
दुष्टतेसुळें. माझां कोघ अभीसारखा भडकेल आणि तो 
कोणाच्यानें विझवणार. नाहीं असा पेटेल. ५ यहूदांत 
पुकारा, यरकाळेमांत जाहीर करा, आणि म्हणा कीं देशांत 
रणशिंग. फुंका; जोरानें ओरडून म्हणा, एकत्र. व्हा, वला, 
आपण तटबदीच्या नंग्रांत. जाऊं. ६ सीयोनाच्या, दिशे. 
ध्वजा उभारा; आश्रयासाठी पळा, थांबू नका, 







पुत्र ब कल्या यांस्‌ ह्या लखास्पद. देवताने ग्रासून टाकिळें । १० 
आहे. . २५ आपण आपल्या :लरञ्यंत लोळ. या, आमची. | कुशल . 
अग्रतिष्ठा.. आम्हांस झाकों; कारण . आमडी व ः चढविले... आहे;.. .. तरवार 
पूर्वजांनी बाळपणापासून .आजवर-.आमचा देव परमेश्वर | जिवाला. जाऊन .,लागली आहे. ११ .त्या काळीं. या 
याच्याविडद. पाप. -केळें आहे आणि आमचा देव परमेश्वर । ळोकांस . व यरकाळेमास. .म्दमतील; .. रांनांतीळ उजाड 
: साच्या वाणीकडे- लक्ष दिळें नाही _ | टेकड्यांवरून उष्लु- वा. माझ्या  छोकांच्या कन्येवर येत 


ष्ट्ट 


अ०.४६११-५ड 





. झाहे,* तो कांडी बिझणवारा . म्णून किंवा स्वच्छ करे 
ब्यासाठी येत :नाही:; 3२ या कामास ठागतो त्याहून 
जोराचा बारा माझ्या कार्यासाठी येईल; मी आतां. त्यांच्या 
शिक्षाहि. सांगतों. . १३. पाहा, ढगांप्रमाणे तो येत आहे, 
त्याचे रथ वादळाप्रमाणें आहेत, त्याचे. घोडे गरूडांपेक्षां 
वेगवान. आहेत. आम्ही हायहाय करणार! आमचें 
वाटोळें झालें. १४ हे यरुशलेमे, तूं. आपल्या अंतःकरणा- 
ची दुष्टता धुळन टाक, म्हणजे वांचशीळ; तुझे वाईट 
विवार तुजमध्यें कोठवर वसणार १६ १५. कारण दांना- 
कडून शब्द होत आहे, एफ्राईम डोंगराकहून अरिटाची 
घोषणा होत आहे, १६ ती राष्ट्रांस सांभर; पाहा, ती 
यरुदलेमेस जाहीर. करा; दूर देशांतून... वेढा घालणारे 
येत. आहेत, यहूदाच्या. . नगरांसमोर . ते ललकारत 
झाहेत. १७ श्लेत .राखणाऱ्यांसारखें त्यांनीं तिला चोहों 
कटून घेरिळें आहे, कारण . तिनें 'मजशीं फितुरी केली 


आहें. असें. परसेश्वर: म्हणतो. १८ तुझे वर्तन व तुझी. | 
३१ वेणा देणाऱ्या ख्रींच्या शाष्दाहतारखा. शब्द मी. 


- कर्मे यामुळें तुला- हा प्रसंग प्राप्त झाला आहे; ही तुझी 
दुष्टता आहे;. ती खरोखर. - क्लेशदायी आहे, तुझ्या 
हृदयास ती मिडली आहे. 

१९ .माश्नी 'आंतडीं तुटतात. हो तुटतात! माझ्या 
हृदयकोशास वेदना ., होत 'आहेत ! माझें अंतयोम 
अस्वस्थ झाळें आहे! माझ्याने. स्तब्ध राहवत नाहीं! 
कारण माझ्या जिवा, :' करण्याचा : : नाद, ..रणंशंब्द 
वँ.. ऐकला. आहे, २० नाशोवर' माझ पुकारिला आहे 
कारण. सवे. देश लटिला. आहे; माझे “डेरे अकस्मात्‌ 
माझ्या. कनाती. क्षणांत लटिल्या आहेतः::' २१-मीःध्वजा 
कोठवर पाहूं १ करण्याचा शब्द कोंठवर ऐकू: २२ कारण 
माझे लोक मूख आहित;. ते-मला ओळखीत “नाहींत; तीं 
निबुंद्ध, असमंजस अशीं मुल आहेत; :वाईट करण्यांत 
तीं हुशार आहेत, पण बरें करण्याचें त्यांस ज्ञान नाहीं 


२३ मीं पृथ्वीकडे पाहिलें तों ती. वैराण व शून्य - 


झाली आहे; आकाशाकडे पाहिळें तों त्यांत “ प्रका: 


नाहीं.:२४-मीं 'पर्वेतांकडे पाहिळें तों ते. कांपतं आहेत; 


सर्वे डोंगर. डळमळत आहेत. २५ मीं... पाहिलें तों 
कोणी मनुष्य : नाहीं व आकाझांतीळ सवे .पक्षी उदूनः 


*मीं-म्हरळें,* हे तुया ::भाहेत, हे 
'श्वसचाः मागे; : त्यांच्या “देवाची 'थर्मनीति त्यांस ठाऊक 





मेळे आहेत. २६ मीं पाहिळें तों पाहा; बागाईत वैरीण 


* झोळी . आहे व परमेश्वरासमक्ष, त्याच्या*-तीव कोफनिः 


तेथील सर्वे नगरे नष्ट झालीं. आहेत. ९७ परमेश्वर 
म्हणतो, सवे देश उजाड होईल; पण. मीः सवांचा छा. 


' अंत करणार नाहीं. २८ यामुळें एभ्बी. शोक : करील, 


कर आकाश काळें होईल; .कारण मी. असें बोललों 


' आहें;' मीं हें. -योजिलें आहे; मी अनुताप पावणार 
' नाहीं; मी: माघार घेणार नाहीं. २९ घोडेस्वारांच्या व 


तिरंदाजांच्या झब्दांनीं .. सवे .शहर पळत आहे; ते 


| झांडींत, - खडकांच्या फटीत लपत आहेत; . लोकांनीं 


प्र्मेळः नगर सोडिले आहे, कोणी माणूस त्यांत राहत 


| नाहीं. २० हे ळटलेल्ये, तू. काय करिशील १ तूं. जांभळे 


वक्त ल्यालीस;.. सोन्याच्या अलंकारांनी भूषित झालीस, 
काजळ ' घाळून:”आपले. डोळे मोठे केले, तरी . तुझी 
सुरेख.. दिसण्याची खटपट ..व्यर्थ. आहे; तुझे जार तुला 
तुच्छ- मानितात, .. ते. तुझ्या : प्राणावर रपत आहेत. 


ऐकत- आहें; प्रथम .प्रसूत ..होणाऱ्या.. श्रीच्या वेदनां- . 
प्रमाणें वेदना. ऐकतः आहे; सीयोनेच्या कन्येचा स्वर 


. ऐकूं . येत आहे; .ती- उसासे. टाकीत आहे, ती. आपले 
: हात रपसरीत . आहे; ती: म्हणत, आहे,  हायरे हाय! 


कारण ह्या मनुष्यघातक्यांपुढे:-माझा. :जीव _..,्राबरा 
होत आहे. 1000 क 2 
*. १ यरुठालेमाच्या गळ्यातून इकडून तिकडे घावा. 


: (१ व पाहून आपली खातरी कलन घ्या; त्याच्या चौकांत 


: शोध. करा. .कीं कोणी ' धमोर्ने वागणारा, “सत्याची 
कास धरणारा सांपडेल . काय? . सांपडल्यांस मी.त्याला 
क्षमा. करीन. .२ परमेश्वराच्या जीविताची शपथ, असें . 
ते म्हणतात, तरी. ती रापथ-खोटी-आहे. ३ हे परमेश्वरा, 
तुज्षे-- नेत्र “सत्याक्रडे'< नाहींत्र ..क्राय तूं त्यांस्‌ . ताडण 
करितोस- तरी ते दुःलित होत नाहींत; तू त्यांत्र:क्षीण 
करितोस तरी.ते ताळ्य़ावरी-येत: नाहींत, : ते: -आपळी ::हैलेर 
वज्ञापेक्षां :कठीण- करितात, , ते-चक्रत::ाहित* ३८ तेव्ह 
मुखीरआहेत्य पश्मे- 


"८९ 


ज०-५४४-१९..::- 





_ डी बहुत आहेत. ७ तुला. क्षमा. कशी. करूं £ 
पुत्रांनी. मळा सोडिटें. आहे व अ. देव नव्हतः 
त्यांची त्यांनीं शपथ वाहिली आहे; मीं त्यांस पोटभर चारिलें 
तेव्हां त्यांनी जारकमे केलें व वेश्यांच्या. घरांत गर्दी 


चोहोकडे फिरतात; त्यांतला. प्रत्येक आपल्या शेजार्‍्या- 
च्या भ्रामकोळा पाहून किंकाळतो. . परमेश्वर म्हणतो, 
याबइल मी. नाहीं -का समाचार घेणार १: :माझा आत्मा 
या असल्या राष्ट्रांचे परिपत्य नाहीं का करणार? “- 
१५ तिच्या द्राक्षेवेलांच्या . संगांत किरा व नासधूस 
- करा; तरी पुरी नोंसघूस करू नका. तिच्या फांबा 
तोहून टाका, . त्या परमेश्वराच्या नाहींत, ११ कारण 
शत्लाएलाचें घराणें व यहूदाचें घराणें ही. मजशीं बेश्मान- 
'पर्णे .वागलीं आहेत. असें फरमेश्वरे म्हणतो... १२ ते 
परमेश्वराला. अवमानून म्हणतात, तो नाहींच; आम्हांवर 
अरिष्ट म्हणून येणार . नाहीं, -आम्ही तरवार व दुष्काळ 


(हि: हि 


आपल्या 
जो देद्य तुमचा 


२० यांकोबघराण्यामध्यें हें पुकारा आणि 
जाहीर करून म्हणा कीं २१ मूर्ख, बुद्धिहीन 
आतां ऐका; तुम्हांस डोळे असून दिसत 
कान असून ऐकू येत नाहीं. २२ परमेश्वर 
मोर्झे भय. धरणार नाहीं काय? मजपुे 


18] 

पं 
र 
निक 1.) 


- प्रमाणे दबा . घरिताठ; ते सांपळा मांडून माणसांना 


त्यांची धरे कपंटाच्या प्राप्तीनं भरलेली असतात; 


-म्हणून ते. थोर व. श्रीमंत झाळे आहेत. २८ ते घष्टपुट 


व तेजस्वी झाळे आहेत, ते दुष्कमौची कमाल करितात; 


त, | आपली चलती व्हावी म्हणून ते. पोरक्यांचा न्याम 
|] करीत नाहींत, कंगालांस न्याय देत नाहींत. २९ परमे-्‌ 





. म्हणतो, या गोष्टींबद्दळ मीं त्यांचा समाचार 
नाहीं का घेणार: £ माझा आत्मा या असल्या राष्ट्राचे 
पारिपत्य नाही. का करणार १ 

३०: चकितं करणारें अघोर कृत्य देशांत घडलें 
आहे. ३१ संदेषटे खोटे संदेश देतात, त्यांच्या 
धोरणाने याजक अधिकार चालवितात व माझ्या 
लोकांसहि असेंच आवडते; पण अखेरीस तुम्ही 
काय करणार £ : 
१ खन्यामीनवंशजहो, यरठालेमांतून रक्षणार्थ 
व्‌ पळून जा, तकोवांत रणशिंग फुंका, बेथ-हकरेमावर 
ध्वज उभारा; कारण उत्तरेकहूंन अरिष्ट व मोठा 
नाश डोकावत आहे. २ सुंदर वं सुकुमार अशा त्या 
सीयोनकन्येचा मी उच्छेद करीन: ३ मेंढंपालळ आपले 
कळप घेऊन. तिजकडे येतील, तिच्या. आसपास आपले 
तंबू ठोकितील, त्यांच्यांतळा प्रत्येकी आपआपल्या 
स्थानीं चरेठ. ४ तिच्याशी लढण्याची तंयारी करा; 
उठा, आपण दुपारी चढाई करूं. हायं हाय ! दिवस 
कलला आहे, संघ्याकाळची छाया वाढत आहे. ५ उठा. 
आपण रात्री चढाई कशन तिच्या वाब्यांचा नाश 
करू. ६ कारण सेनाधीश परमेश्वर म्हणोडा' आहे कीं 


झाडें तोहून यरुदालेमासमोर मोची रचा; ' पारिपत्य 


करावयाचें ते याच नगराचे; त्याच्यांत जुलमच जुलूम 
माजला आहे. ७ झऱ्यांतून जसें नित्य नवें पाणी येतें 
तज्ञी त्यांत नित्य नवी दुषटता घडते; त्याच्या ठायी 
बलात्कार व ळुटाळूट यांचा गोंगाट ऐकूं. येतों; नित्य 
माझ्यासमोर रोय आणि जखमा आहेत. ८ यस्ठाळेमा, 
शुद्धीवर ये, नाहींतर तुजवरचा माझा जीव उडेल, मी 
तुळा. ओसाड व निर्जन भूमि करीन. 

- ९ सेवाधीश परमेश्वर म्हणतो, द्राक्षालतांचा सरवा 
काढिंतात तसा अवशिष्ट इत्ताएलाचा सरवा साफ काढून 
भेतील; द्राक्षे. खुडणाऱ्याप्रमाणें तृ. आपला हाते. डंहा- 
ळ्यांना घाळ. १० मी हें कोणास सांगून पटवूं म्हणजे 
ते ऐकतीळ १ पाहा, त्यांचा कांनं बेसुनत आहे, त्यांस 


नाहीं. ११ ह्याकरितां मी परमेश्वराच्या संतापाने भरलें 
आहें; तो दाबून . ठेविता ठेविता मी थकलो. आहें; 
रस्त्यांतल्या पोरांवर, तरुणांच्या जमावावर तो सोड; 
नवरा व बायको, वृद्ध व पुर्‍या वयाचे या सर्वांना तो . 
गांठील.: १२ त्यांचीं घरें, शेते व ल्रिया हीं सर्वे . 
दुसऱ्यांच्या हाती जातील; मी आपला हात देंदाच्या रंहि- 
वाश्यांवर उग्ारीन असें परमेश्वर म्हणतो. १३ कारण 
लहानंथोर संव स्वहिंताला हपापठेळे आहेत; संदेष्या- 
पासून याजकापर्यंत सगळे कपटाचा व्यवहार॑ करितात. 
१४ शांतीचे नांव नसतां शांति शांति असें म्हणून 
माझ्या लोकांचा घाय ते वरवर बरा करितात. 
१५ त्यांनीं अमंगळ कृत्य केलें त्याची त्यांस लाज 
वाटली काय १ नाहीं; त्यांस लाज मुळींच वाटली 
नाहीं; शरम कसली ती त्यांना ठाऊक नाहीं; म्हणून 
पतन पावणाऱ्यांबरोबर ते पतन पावतील; मी त्यांचा 

समाचार घेईन तेव्हां ते ठोकर खाऊन पडतील, असें 
परमेश्वर म्हणतो... *_ 

१६ परमेश्वर म्हणतो, चवाठ्यावर उभें 

पाहा आणि पुरातने सार्गापैकी', कोणता म्हणूने ' विचारा, 
सन्मार्गोने चाला; अश्याने तुमच्या जिवास विश्रांति 
मिळेल; पण ते म्हणाले, आम्ही. चालणार नाहीं. 
१ऊ--मी तुम्दांवर पहारेकरी ठेवून तुम्हांस 'ग्हरले, . 
रणशिंगाचा शब्द ऐका; पण. ते म्हणाले, आम्ही ऐकत 
नाहीं: १८ ह्यांकरितां राष्ट्रोनो, तुम्ही ऐका; जमलेले 
लोकहो, त्यांचें काय होतें ते॑समजून घ्या. १९.अगे 
व्हड ऐक; पाहा, गी या. लोकांच्या कल्पनांचे फळ, 
अथात्‌ विपत्ति, . त्यांजवर आणीन; कारण त्यांनीं मांझी 
वचने ऐकली नाहींत, माझ्या नियमशाक्ञांचा त्यांनीं 
धिकार केला आहे. २० शबाहन ऊद व दूर देशाहून 
अयर मेजंकडे आणण्याचे काय प्रयोजन £ चुंमच्या 
होमबलींनीं मला. संतोष नाहीं, तुमचे यक्षबळि' मला 
पसंत नाहींत. २१. ह्याकरिता परमेश्वर म्हणतो, पाहा; 
भी या लोकांच्या वाटेत अंडखुळे ठेवीन, बाप व लेक दोघेहि 
त्यांवर ठोकर. खाऊन ' पडतील; शेजारी आणि... त्याचा 
मित्र दे नाशपावतीलठ. . 


अ० ५२९-६ः२१ _ 


अ० ६४२२-३७५१७ 








परमेश्वर असें म्हणतो कीं पाहा, उत्तरदेशाहून 
एक राष्ट्र येत आहे; एष्बीच्या दिगंतांपासून एक मोठें 
राषट्र उठत आहे. २३ ते लोक धनुष्यें व भाळे धारण 
करितात, ते कूर आहेत, त्यांस दयामाया नाहीं, ते 
सागराप्रमार्णे गर्जना करितात, ते घोब्यांवर स्वार झाळे 
आहेत; हवे सीयोनकन्ये, ते युद्धास सिद्ध होऊन 
तुजविरुद्ध एकजुटीने येत आहेत. २४ आम्दीं त्यांचा 
लौकिक. ऐकला आहे; आमचे हात गळले आहेत, 
आम्हांस क्ेदा. झाला आहे, प्रसवणाऱ्या स्रीप्रमाणे 
वेभा लागल्या आहेत. २५ मैदानांत जाऊं . नको, 
कारण- झात्रूची तरवार व भीति चोंद्बोकडे आहे. 
२६ माझ्या लोकांच्या कन्ये, कमरेला मोणताट 
शुंडाळ, राखंत लोळ; एकुलत्या एका समुलाविषयींच्या 
शोकाप्रमाणें शोक व आक्रंदन कर; : कारण. लुटारू 
आम्हांवर एकाएकीं येईल. 

२७. तूं त्याचा मार्गे -जामावा व. पारखावा म्हणून 
मीं तुला माझ्या लोकांत पारख करणारा व. दुर्ग असें 
ठेविळें आहे. २८ ते सवे फिब्रुऱ्यांतळे. फितुरी आहेत, 
ते चोहोंकडे वहाड्या करीत फिरतात,. ते पितळ. ब 
लोखंड आहेत, त्या. सर्वाची” वर्तणूक बिघडली. आहे. 
२९. भाता फुंक फुंक फुंकला आहे, क्षिसें जळून खाक 
झाळें. आहे; ते गाळून गाढून थकले . आहेत तरी 
दुष्टांची छाननी कांहीं झाळी नाहीं. ३०. त्यांस टाकाऊ 
रपे म्हणतीळ, कारण परमेश्वराने. त्यांस--टाकिळें आहे. 


राह्य व दें. वचन जाहीर:कर: यहूदाचे .सर्व लोकहो, 
परमेश्वराचे. भजनपूजन. करण्यासाठी या. ड्रारांनी आंत 
_ जातां ते स्व तुम्दी परमेश्वराचे वचन ऐका. :..३ सेनाधीश 
परमेश्वर, इक्लाएकाचा देव म्हणतो, आपले मार्ग व भापली 
, म्हणजे. या. स्थळीं मी तुमची वस्ती 

करवीन. ४ हे परमेश्वराचे मंदिर, हे... परमेश्वरावें मंदिर, 
न ह नलेक्य महर अते. कोलन टक्या मापणाबर मंदिर_ असें. बोडून ठटक्‍्या भाषणावर 
"५ अथधा: टेहळगीचा बुरूज 


हं डत 





मित्त ठेवू नका. ५ जर तुम्ही आपले मागे व आपली 
कृति पूर्णपणे . सुधाराल; माणसांमाणसांत खरा न्याय 
कराल; ६ परका, पोरका व विधका यांस जाचणार 
नाहीं; या स्थळीं निर्दोष रक्त पाडणार नाहीं; आणि अन्य 

दैवतांचे अनुसरण करून आपली हानि करून घेणार 
नाहीं: ७ तर जो देवा, जें स्थळ तुमच्या पूर्वजांस मीं 
युगानुयुग दिलें आहे त्यांत तुमची वस्ती होईल असें 
मी करीन. ८ पाहा, ज्यापासून कांहीं लाभ नाहीं 
असल्या लटक्या वचनांवर तुम्ही श्रद्धा ठेवितां. ९ हें 


तुम्ही ओळखीत नाहीं अश्या अन्य देवांच्या मागे लागतां, 
१० आणि मग येऊन ज्या मंदिरास मी आपलें नाम दिलें 


१ पाहा, हे माझ्या लह्हंत येऊन 


न ी डु व 


क 
“क्र 
, वै 


१६ याकरितां तूं या लोकांसाठी प्रार्थना कू नको 
आरोळी. व विनंति करूं नको, मजजवळ मध्यत्यी कळु 
नको; कारण मी ऐकावयाचा नाहीं. १७ यहूदाच्या 
नगरांत, यरुदारेमाच्या रस्त्मांत .ते काय करितात तें वू 


७५२ 





- _ ना १६ १८ मुलेंबाळें फाटीं जमा करितात, वडील 
माणसें - अभि पेटवितात, आणि आकाझारणीप्रीत्यर्थ 
पोळ्या करांव्या व अन्य देवांस पेयापर्णे द्यावी म्हणून 
स्रिया कणीक तिंबितात, असे ते मला क्रोधास पेट- 
वितात. १९ परमेश्वर म्हणतो, ते मला संताप आणि- 
तात. किंबा त्वतांला संताप करून घेऊन आपलें. तोंड 
काळें करितात ? २०. ह्याकरितां प्रभु परमेश्वर म्हणतो, 
पाहा, माझा क्रोध व माझा संताप या स्थलावर, 
भानवांवर, पशंवर, शेतांतल्या झाडांवर व भूमीच्या उप- 
जावर वर्षेल, तो पेटत राहील, विझणार नाहीं. 

२१ सेनाधीश परमेश्वर, इत्लाएलाचा देव म्हणतो, 
तुमच्या . यज्ञबलींत. आपल्या होमबलींची भर घाला 
व॒मांस खात्त जा. २२ तुमच्या पूर्वजांस. मीं मिसर 
देशांतून बाहेर - आणिलें त्या दिवशीं . होमबलींविषयीं 
किंवा यक्बलींविषयीं. मीं त्यांस कांहीं सांगितळें नाहीं व 
आहक्ञा दिली नाहीं; २३ तर मीं त्यांस एवढोच आद्ञा 
केली कीं माझें बचन ऐका, म्हणजे मी तुमचा देव 
होईन व तुम्ही माझे लोक व्हाल; तुमचें बरें व्हार्वे 
म्हणून जो सरळ मागे मी तुम्हांस सांगतों. त्यानें चाला. 
२४ तरी पण त्यांनीं ऐकटें नाहीं, आपला कान दिल 
नाहीं, ते आपल्या संकल्पाप्रमाणे, आपल्या दुष्ट मनाच्या 
हृद्दाप्रमाणें वाळे, ते मागे गेले, पुढें आळे नाहींत. 
२५ तुमचे पू्वेज मिसर देशांतून निघाळे तेव्हांपासून 
आजवर माझे: सर्वे सेवक जे संदेष्टे त्यांस' तुम्हांकडे मी 
पाढबीतः आलों, त्यांस मोठ्या निकडीर्ने पाठवीत आलों; 
२६ . पण त्यांनी माझें ऐकले नाही, आपला कान दिला 
नाहीं; त्यांनी आपली मान ताठ केली व आपल्या 
पूवेजांपेक्षा अधिक वाईट केलें. 

२७ तूं हीं सवे वचनें त्यांस सांगशील तरी ते 


तुझें. ऐकणार नाहींत, तूं. त्यांस हाक मारिक्षीक पण ते. 


तुला उत्तर देणार नाहींत. २८ त्यांस असें सांग, 
आपला देव परमेश्वर याचा शब्द ऐकत नाहीं ब 
कि्षेळा मान्य होत नाहीं तें हॅच राष्ट्र आहे; सत्य नष्ट 
झालें आहे, तें त्यांच्या मुखांतून नाहीसे झाळें आहे. 

२९ हे. सीयोनकन्ये, आपला केशकलाप काढून 


अ० ७१७--८४४ 


फेकून दे, उजाड डोंगरांच्या शिखरांवर विलाप कर, 
कारण आपल्या क्रोधास पात्र. झालेल्या या पिढीस 
परमेश्वराने धिक्कारिळें आहे, च टाकून दिलें आहे. 
३० कारण यहूदावंशानें माझ्या दृष्टीने वाहेट केलें 
आहे; माझें नाम ज्या मंदिरास दिलें आहे तें भ्रष्ट 
करण्यासाठीं त्यांनी आपल्या अभंगळ वस्तु त्यांत 
ठेविल्या आहेत, असें परमेश्वर म्हणतो. ३१ आपल्या 
पुत्रांचा व आपल्या कन्यांचा अभींत होम करण्यासाठीं 
बेन-हिन्ोमाच्या खोऱ्यांतील तोफेतांत त्यांनीं उच्स्थानें 





: | बांधिली आहेत; मीं त्यांस असली' आज्ञा केली नव्हती; 


ती माझ्या मनांतहि आढी नव्हती. ३२ यास्तव 
परमेश्वर म्हणतो, पाहा, असे दिवस येत आहेत कीं 
त्यांत लोक इतःपर त्या स्थलास तोफेत व बेन-हिनोमाचें 
खोरे म्हणणार नाहींत, तर वघाचें खोरे म्हणतील 
आणि. जागेच्या . संक्रोचामुळे तोफेतांत प्रेते पुरितील. 
३३. या लोकांचीं प्रेते आकाशांतल्या पाखरांस व 
पृथ्वीवरल्या परद्चस. खाद्य होतीळ, त्यांस कोणी हाकून 
लावणार नाहीं. ३४ :हृ्षांचा व॒ आनंदाचा . शब्द, 
बराचा ब वधूचा शब्द, यहूदाच्या नगरांतून व. य्या- 
लेमाच्या रस्त्यातून बंद पडेल असें मी करीन; कारण 
भूमि वैराण होईल. . - . 

: _ :१-परमेशवर म्हणतो, त्या काळीं यहृदाच्या 
€८ राजांच्या अस्थि, त्यांच्या :. सरदारांच्या : अस्थि. 

याजकांच्या अस्थि, संदेष्टयांच्या अस्थि व. यस्ठाळेम- 
करांच्या अस्थि त्यांच्या कवरांतून 'बाहेर काढितील. 
२ त्या ते सूर्य, चंद्र व आकाठांतील सवे नक्षत्रगण 
यांपु्ढ पसरितीळ; त्यांची तर त्यांनी आवड. धरिली, 
त्यांची सेवा केली, त्यांच्यामागे ते चालले, त्यांचा 
त्यांनीं धावा केला व त्यांचें भजनपूजन केलें; त्या अस्थि 
गोळा करून पुरणार नादींत तर त्या भूतलावर खत 
होतील. ३ या दुष्ट वंशाचे अवशिष्ट राहिलेळे ज्या ज्या 
स्थळीं मीं हाकून लाविले त्या त्या स्थळी. जे बाकी 
उरतीळ ते जीवनाऐवजो मरण पसंत करितील, 'असें 
सेनाधीझ परमेश्वर म्हणतो. 

४ परमेश्वर म्हणतो, आणखी त्यांस सांग, कोणी 


७९३ 


अ० ८४-५३ 
पुनः : उठत. नाहीं. काय १ कोणी: बहकला 
तर. पुनः 'वळत नाहीं. काय £ ५ . तर हे. - यळालेमकर 


एकसारखे - कां बहकत राहिले आहेतं. ? ते. कपटाला 
चिकटून राहिळे आहेत, ते. बंळावयास कबूल होत 
नाहींत. ६ मीं कान देऊन ऐकळें तों ते ठीक बोलत 


नाहींत; त्यांच्या दुष्टतेचा ' त्यांस पश्चालाप ' होत'' नाहीं 
मीं हे. काय केलें असें. कोणी 'म्हणत; नाहीं; 'घोडा. 
रणांत. धाव घेतो तसे ते सबे उलटून आपल्या मागोवर 
जातात; ७ ' आकाशांतीळ .करकोची आफ्ला मेमिलेला 
समय -: जाणते; .. होला,- निळवी - व सारस .. आपल्या 
येण्याच्या * वेळेचें .स्मरण ठेवितात; पण. माझे ..- लोक 
परमेश्वराचा निर्णय ओळखीत नाहीत. ८: आम्ही सुज्ञ 
आहों, : परमेश्वराचे; धघंमेशाक्त . आम्हांजवळ -: आहें, 
असें तुम्ही कसें 'ग्हणतां १ परंतु ' पोहा; लेखकांच्या 
लवाड'. लेखणीने तें खास खोटे केलें आहें. ९ झहाणे 
रूजित. होतात, त्यांची जेघा उद्दन ते *पकढेळे जातात; 
पाहा, परमेश्वराचे: वचन. ते धिंकारिताते; :- त्यांच्यांत 
शद्दणिपण' कोठें असणारे! ':१० : ह्यामुळें“भी त्यांच्या 
: लिया इतरांस देईन; त्यांची: शेते. नव्या:-“वेहिवॉटदारांस 
देषमे कारण लहानापासून थोरांपर्यंत : ते” 'शाहून सर्व 
_ शोभवदा झाले आहेत; संदेष्ट्यापासून 'यांजकॉर्फ्यंत ' ते 
सर्द कट करितात. ११ झोतीचें नांव: असतां शांति, 
शांति*असें: म्हणून: माझ्या * कोकांच्या कन्येचा "बाय .ते 
"बरा! करितात. १९ त्यांनीं. अमंगळ “कृत्य केलें 
त्यांची त्यांस. लॉज 'वाटठी कॉय £ नाही? त्यांस छांजं 
_ निलकूल वाटली माही; शरम कसली तीं. त्यांस ठाऊकं 
नाही; ” म्हणून - पतन वीवणाऱ्यांबरोषेरी ते. पतन 
,पार्वेतील; मी” त्यांच समाचार घेईन हेव्हां ते ठोकर 
खाऊन पडतील, .असें. परमेशर. म्हणतौ:” १३: परमेवर 
म्हणतो; 'मी :त्यांचा' अगदीं नॉयनाट' करीन; द्रोक्षलतेवर 
द्रक्षे, “अंजिराऊंया झाडांवर अंजीर :नसंतील; पारनेहि 
वॉकूत जातीरू; म्हणून त्यांस पोयांनीं तुडवितीठ अझास 
मी'नेमीन-?१ ४ आपन स्वस्थ कां” बसलो आहों ? जमा 
व्हा, चला, आपण तखंदीच्या नगरांत शिरू च तेर्थे नट 
होऊं; कारण आम्दी परसेशवराविरुदें पाप केळें आहे म्हणून 





परसेश्वर आमचा देव यानें आम्हीं नाश पावावा असें 
ठंरविठें आहे व विषाचे पाणी आम्हांस प्यावयास दिळें 
आहे. १५ आम्ही शांतीची अपेक्षा करितों पण कांडी 
हित झेत नाहीं; घाय बरा. होण्याची वाट पाहतों, पण 
पाहा, दहशतच उभी. १६ त्याच्या. घोब्यांचें फुरफुरणें 
दानांतीक नगरांतून ऐकू येते; त्याच्या वारूंच्या मोठ्या 
खिंकाळप्यांनीं सवे भूमि. हांदरत आहे; ते येळंन देश्य 
व:- त्यांतील 'सवेस्व, नगर व त्यांतील. रहिवासी यांस 
भ्रासुन टाकितात. १७ कारण पाहा, मी तुमच्यांत सर्प 
व नाग पाठवीन, त्यांवर मंत्रतंत्र --चालावयाचे नाहींत, 
ते तुम्हांस देश करित्तील; असें परमेश्वर म्हणतो. 

१८ . हाय हाये ! माझ्या ' दुःखाचे सांत्वन . मला 
करितां ऑलें असतें तर ' बरें होतें ! मार्श हृदय 
माझ्या ठायी म्लान. झालें आहे. १९ थाहा, दूर देंशांदून 
मझ्या. लोकांच्या कन्येची. आरोळी “ ऐकू येते. कीं 
सीयोनांत : परमेश्वर नाहीं ना ? त्यांत तिथा राजा नाहीं 
ना? त्यांनी आपल्या मूर्तीनी व परक्या खोग्या देवतांनी 
मळा कां चिडविलें आहे? :२० सुगी सरली, हंगामं 
आटोपला, पण आमचें तारण झांटें नाहीं. २१ माझ्या 
ठोकाॉंच्या - कन्येच्या घायाने मी घायाळ झालों 
आहें;:. मी' सुतकी आहें; महाभंयाने मला पेरिलें 
आहे;.- २९:::गिलादांत मलम नाहीं. काय? तेथें 
कोणी:“वैद्य नाही. काय १ माझ्या लोकांच्या कन्येचे 
पाय कां.बरे शाळे नाहींत £ ५ . 

१ “अहिंहया ! भाझें मस्तक जलसंचय, माझे डोळे 

९१. अन्ञूंचा झरा. असते तर किती बरें होतें ! म्हणजे 
माझ्या लोकांच्या कन्येच्या वच पावलेल्यांबद्दल मी 
रात्रंदिवस अश्रुपात केला असता. २ मला वनोत वाट- 
सरूंत््यासारखें बिऱ्हाड असतें तर किती बरें होतें : म्हणजे 


मीं आपल्या लोकांचा त्या केला असता, त्यांजपासून 


निघून गेलो असतों; कारण ते सर्वे व्यभिचारी, बेइमान्यांचा 
भमाव आहेत. ३ खोटें बोलण्यास ते आपली जीभ 
चनुष्याप्रमाणें वाकक्तात; ते देशात प्रबळ झाव्ळे आहेत; 
फ्ग सत्यासाठी नव्हे, तर दुष्कर्माला दुष्कर्म ते जोडितात; 
मरा. ते ओळखीत नाहींत, असे. परंमेश्वर म्हणतो. 


७९४ 


अ० २९४४-२९ 





1 
री 
कै 
1 


डू 1 र -. 


व्रत 
वी. 


नाहीं, असा तो अळून वैराणासारखा कां झाला? 

१३ परमेश्वर म्हणतो, मीं त्यांच्यापुढे ठेविळेले माझे 
भर्मशारत्र त्यांनीं सोडिले, त्यांनी माझा शब्द ऐकला 
नाहीं ब त्याप्रमाणें ते चालले नाहींत; १४ तर ते 
झापल्या अदुरच्या हदाप्रमाणे चालले, त्यांच्या पूर्वजांनी 
स््यांक शिकविल्याप्रमाणें ते बालमूर्तीच्या मागे लागले. 


फाहा; मी या लोकांस कह दवणा चारीन, त्यांस विषाचें 
| पाणी, पाजीन, १६ आणि जीं राष्ट्रे त्यांस व त्यांच्या 


पूर्वैजांस माहीत नव्हतीं त्यांच्यामध्यें त्यांची दाणादाण 
करीन; त्यांस नष्ट करीपर्यंत तरवार त्यांच्या पाठीस लावीन, 
१७ सेनाधीश. परमेश्वर म्हणतो, विचार . करां, 


-मोळनें ऊर वडविणाऱ्या.' श्रियांस बोलावून आणा, 


कुशल त्रियांस आमंत्रॅश करा; १८ त्यांनीं त्वरा कून 
आग्हासाठी शोकगीतं म्हणावें म्हणजे आमच्या नेत्रांतून 
अशु. गळ्तीळ, आमच्या डोळ्यांतून पाण्याच्या धारा 
वाहतील. १९ कारण सीयोनांतून'“आक्रंदनाचा शब्द 
ऐकू येत आहेः आम्हांस कसें. नांगविळें! आमची 
कशी फजिती उडाली आहे! 'आम्ही देश त्यागिला 
आहे, कारण त्यांनी. आमची घरें पॉडिलीं आहेत. 
२० ल्रियांनो; करमेंचरांचे वचन ऐका, : . 

त्याच्या तोंडचे: शब्ये तुमचे काने स्वौकारोत; 

- तुम्दी आपल्या कन्यांस -विलापयीत 'दिकवा, ' 


२१ कारण रस्त्यांतली युछि बै-चौकांतीलं तील तरंग ह 


आंत. दिरा भाहे, 


* सत्यु आमच्या खिडेक्यांतूंनं 
त्यानें आमच्या वाड्यांत प्रवेश केला आहे... 


२२ शेतांत खत पडते, 


कापणाऱ्याच्या मार्गे पेंढी गळून पडते, 

* कोणी उचलीत नाहीं, र 
' . असें परमेश्वर म्हणतो, हें सांग... 

२३ परमेश्वर म्हणतो, ह्ञान्यारने. आपल्या ज्ञानाचा. 
अभिमान बाळगू नये; बलवानाने. आपल्या बलाचा 
व श्रीमंतानें आपल्या श्रीमंतीचा अभिमान - बाळगू 
नये; २४ बाळगांवयाचा असला तर, मी दया 
करणारा व पथ्वीवर घर्म व. त्यायं चालविणारा परमे- 
श्वर आहें, याची त्याला जाणीव. आहे, ओळख आहे, 
याच्याविषयीं बाळगावा; यांत: मला संतोष आहे, असें 
परमेश्वंर म्हणतो. २५ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, असे 


१५ ह्यास्तव सेनाधीश परमेश्वर, इखाएलाचा देव म्हणतो, ! दिवस येत आहेत. कीं सुती, पण वास्तविक बेसुनत 
७५५ 


ग .९५२५-१०५२२ 


-_ यिर्मया 





अश्चा. संब लोकांला मी  झासन करीन; . २ मिसर 
यहूदा, अदोम, अम्मोनी, मवावी व आपल्या- केसांची 
चोच ..काढणारे रानांतळे .रहिवासी -या 'त्ववांला- मी 


वट 


उत्ालांनी : 


वुशतक रद्ि 
शि 


। गत द्र 


१४४८ हे :ज््ठंच्या. राजा. 
हें तुळा :साजतें;:राष्ट्राती 


अवजड 


डू 
& 
> च्ट 


१२ त्यानें एष्वी आपल्या सामर्थ्याने उत्पन्न केली,. . 
"*.त्यात्तें आपल्या ज्ञानाने विश्व स्थापिले, 
“_त्याने आपल्या बुद्धीनें आकाश पसरिलें. - 

१३ तो;आपल्ा शब्द उच्चारितो तों आकाशांत 
: “आण्याचा गडगडाट होतो; . 

तो. एथ्वीच्या दिगतापासून बाफेचे 'ठोट 
भ चढवितो. 


तो पावसासाठी विजा सिद्ध कसतो. 
आणि आपल्या भांडारांदून : वाग्रु ८ बाहेर ..कादितो. 
१३४ प्रत्येक :मनुष्य प्रशयतुल्मर व :ब्ञानशन्य: झाला आहे; 
प्रत्मेक मूर्तिकार मूर्तीसुळें लज्नित झुला आहे; 
कारण त्याने ओतलेली मूर्ति साक्षात ल्ठाडी“< आहे, 
त्यांच्यांत. मुळींच प्राथ नाही. > 
५. त्य़ा गरल्य, उप्रहासाला पात्र,वस्तु छ्येत;., £- 
त्यांचा :समाचार . घेऊं लागतांच.:-ह्या :.नष्ट होतात. 
१६ जो .मक्रोबाचा. वांटा:तो त्यांसांरिखा- नव्हे, 
निमोणकती-आहे. 
<... ब इस्राएल त्यांच्या .वतनाया वंश .आहे; 
,:, सेनाधीश परमेश्वर डे. त्याचें नाम आहे. वा 
कई ७उहे वेढ्यात >. . तु: , आपलें. गाठोडे 


-मुंडाळून-:ह्या : भूमीवरून - नीघ. १८ कारण... परमेशर 


सदणतो- पाहा, भी या. प्रसंगीं या देशाचे रहिवासी 
गोफणून टाकितों, मी त्यांस अक्षी पीडा करितों कीं 


5 | ती:त्यांस जाणवेल. १९ हाय हाय ! मला: जुखम. झाली 
. | झाहे, मला लागळेला मार भारी आहे.) त्री.अला वाटतें, 


हँ दुःख. माझ्या वांग्याला. आलें आहे. म्हणून मला तें 


. | सोसळें. पाहिजे. २० माझा डेरा. छटळा. आहे, माझे. सर्व 
; | दोर .तुटळे. आहेत; माझे पुत्र निघून गेलें. आहेत; 
«| नाहींत; माझा-डेरा. ताणावय़ाळा कोणी नाहीं, ..माझ्या 


जिवंत ग 'कुनाती:छरवावयाला.. कोणी -नाहीं.. २१ कारण. मेंढपाळ 


त कॉ ज्या. देवांनी आकां 
व. एथ्वी केली: नाहीं ते एथ्वीवरून, आकाशाखाळून 
नष्ट होतील. , ू 


कंपायम्रान । पशुतुल्य झाळे आहेत; ते परमेश्वराच्या शोघास, ठागळे 
: । नाहींत. म्हणून त्यांची कार्यसिद्धि, झाली नाहीं, .. त्यांचा 


सवे :कळप . विसरून गेला . आहे... २२ ऐका ! अवई 
ऐका आहे, उत्तर . देशांतून मोठी गर्दो 
येत आहे. यहूदाचीं नगरें .. वैराण, कोल्ह्यांची 


७९६ 


जागा -अक्ली करून सोडील. २३ हे 
सरमेश्वरा, मला'ठाऊक आहे. की मनुष्याचा मागे त्याच्या 
हाती नाहीं, पावलें नीट टाकणें हे चालणार्‍या 
मनुष्याच्या. हातीं नाहीं. २४ हे. परमेश्वरा, मला शिक्षा 
कर, पण ती न्यायाने कर, तुझ्या. कोपानें नको; - नाहीं तर 
- हू. मला शन्यवत करितील. २९ जीं राष्ट्रें तुळा ओळखीत 
नाहींत, ज्या. जाती तुझ्या. नामाचा घावा करीत नाहींत 
त्यांवर. तूं. आपल्या ' संतापाचा :मारा -कर. कारणं त्यांनीं 
याक्कोबास- भरासून : टाकिले: आहे;-: त्याला .खाळन. टाकिले 
आहे, 'त्याचें बसतिस्थान उदध्वस्त. केलें आहे.. - 





“(५ __ १ “घरमेश्वराकडून . यिर्मयाला वचन . प्राप्त 
९१९ क्षाले तें हेः. २ तुत्ही* ह्या करासचीं वचने 
४. ऐका; यहुदाचे “लोक” व :यरकालेसकर यांच्याशी 
बोला. ३. तूं त्यांस सांग, परमेश्वर इ्नाएलाचा देव 
म्हणतो, या कराराची. बैचर्ने जी ऐकत. नाहीं .त्तो शापित 
आहे... ४ ज्या दिवशी . मी -तुमच्या  पूवेझांस सिसर 
देह्यांतून,. लोखंडी .<मडींतून,.; बाहेर कांडिलें त्या दिवशी 
हा करार>मीं त्यांस: आझापिला .वे म्हटळें, भाझी वाणी 
ऐका .-व माझ्या : आज्ञेप्रमाणे *सगळीं* वचनें" पाळा; 
गदणजे. तुम्ही माझे “लोक: व्हाल. व. मी दुमचो देव 
होईन; ५ आणि ज्यांत :दुधामधाचे प्रवाह वाहत -आहेत 
असा देदा, आज आहे. तसा, तुमच्या: पूर्वैजांस मीं 
झपथघूर्वैक देऊं केला, ती शपथ. मी पूर्ण करीन 
तेव्हां-मीं उत्तर देऊन-म्हटले; हे परमेश्वरा; आमेन. 
_ ६ परमेश्वर. "मला म्हणाला, यहूदाच्या : नगरांत व 
'यर्लेमाच्या रस्त्यांत ही सवे क्‍्चने पुकारून सांग 
या कराराची वचनें ऐका व 'त्याप्रमाणे - वागा: “७ मीं 
तुमच्या 'पूवेजांस : मिसर देशांतून बाहेर आणिलें त्या 
दिवसापासून. आजवर. मी त्यांस बजावून - सांगत 
आलों आहें, नित्य मोठ्या. निकडीर्ने बजावीत आलों 
आहें कीं माझा. शब्द .ऐका; ८ पण ते ऐकेनात, 
आपला कान लावीनात, तर आपल्या दुष्ट मनाच्या 
हद्ठाप्रमाणें ते चालत गेले; मीं त्यांस या कराराची 
कवने पाळण्यास सांगितळें असून त्यांनीं ती पाळिलीं 





अ० १०४१२२-११:१८ 





नाहींत, म्हणून त्या . करारांत सांगितलेळें सर्वे मीं 
त्यांजवर आणिलें 

९. फरमेश्वर मला म्हणाला, यहूदांतील मनुष्ये वे 
यरुशलेमकर यांचा कट झालेला उघडकीस आला 
आहे. १० त्यांच्या वडिलांनी - माझ्या. वचनांकडे कान 
देण्याचें नाकारिठें,. त्याच. त्यांच्या दुष्कमीला ते फिरूने 
अनुसरले आहेत; . अन्य देवांची . सेवा करण्यास 
ते त्यांच्यामागे लागले. आहेत;. इस्राएलाचें घराणें व 
यहुदाचें घराणें यांनीं, त्यांच्या : पूरवेजांशी मीं: केलेला 
करार मोडिला' आहे*.. ११--यास्तते परमेश्वर..म्हणतो, 
पाहा, मी त्यांजवर अस्छि , आणितों. त्यांतून' त्यांचा 
निभाव लागणार नाहीं;:ते मळा. आरोळी. सारितील .तरी 
मी त्यांचें ऐकणार नाहीं.... १९. 'हूदाचीं, नगरे व 
ग्ररुदालेमकर . ज्या. दैवतांस धूफ: जाळितात : त्यांकडे. ते 
जाऊन आरोळी मारितील; .पण; श्रक्रसमयी तीं त्यांचें. 
रक्षण मुळींच करणार . नाहींत. १३: हे. महूदा, तुझ्या 
नगरांइतकी. तुझ्या. .देवतांकीः संख्या > आदे; . यरठाळेमांत 
जितके रस्ते आहेत. तिंतषया-जेचा, त्या, ठाजिरवाण्या  बस्तू- 
साठीं:म्हणजे अथोत. बाळजूतीपुढें धूप" जाळण्यासाठी तुम्दी 
मांडिल्या' आहेत.“ १४ :ह्योकरितां तूं या राष्ट्रासाठी 
प्रार्थना करूँ नंको, : स्यांच्यासाठीं विनंती ..:करू नको 
कीं घावा. कर* नको; कारण: ते. आपल्या - संकटसमयी 
मंठा*हाक मारितील तेव्ह मी ऐकणार नाहीं क्ट 
- . १५ मजशी कपटाने वागणाऱ्या “माझ्या. प्रियेचे. 
माझ्या मंदिरांत काय -काम ६ नवसांनीं वं पवित्र: मांस 
आर्पिल्याने. तुजवऱचें संकट. टळेल : काय £ टळत 
असेल तर आनंद “कर. १६ परमेश्वराने तुला ' चांगल्या 
कळांनीं *: शोभिबंत असलेलें. हिरवे. जेतून : झाड हे 
नांव दिलें, पण मोठी गर्जना :कशूम' त्याने त्याला 
आम लाविली :दः त्याच्या फांद्या मोडिल्या, १७ इला- 
एढांचे घराणें -वः< यद्रदाचें घराणें यांनीं. बालमूतीस 
घूप: जाळून मळा चिडविण्याचें दुष्कमे केलें, म्हणून ज्या 
सेनाधीश परमेश्वराने तुला : डाविलें त्यानें तुला. अरिष्यची 
क्षिक्षा. सांगितली आहे. न 

१८ परमेश्वराने मला तें कळविलें; व॑ मला ते कळलें 


"३९७ 


अ० १९९४५१८-१२०२:१५ 


यिर्मया 


तेव्हा तू. मळा त्यांचीं कर्मे -दाखविलीं.: १९ सरी'तर | वरण यादेनेच्या घोर अरेण्यांत तूं काय करिशील£ 


सौम्य कोकरासारखा होतों; मला न कळतां ते.: वघावयास 
नेत होते; ह्या झाडाचा. आपण फळासक्रट . नाश करू 
ब॒ त्याच्या नांवाचें स्मरण पुनः होऊं बेये म्हणून त्यास 
जीवंतांच्या भूमीवरून : नाहींतें. :करू,' असा. त्यांचा मज: 
विरुद्ध कट 'चॉलला होता. २०:-तथापि हे. सत्य न्याय 
करणाऱ्या, अंतर्याम व. हृदय. पारखणाऱ्या, सेनाधीश 
परमेश्वरा; त्यांचा तू. सूड घेशील तो मला पाहूं दे, 
कॉरणे मीं“ आपंली'- फियोद 'तुजपुढें मोडिली . आहे. 
२१४. अंनोधोथेचे जे. ठोक माझ्या जिवावर टपले 
असुूंन म्हणतोत की तू. परमेश्वराच्या नामाने संदेश देऊं 
नको, देशील. तर॑आमच्या हातून मरशील, त्यांच्या- 
विरढ॑“परमेश्वर--बोळला* आहे, २२ सेनाधीश परमेश्वर 
असें म्दणेतो, " पाहा, त्यांस मी विक्षा करीन; त्यांचे 
सरग. तरवारीने “भरतील, : त्यांचे पुत्र. व॒ कन्या 
दुष्काळाने. .फस्त- होतील.” २३. त्यंतिला ' कोणी शेष 
- उरणार : नाही, ': कारण अनाथोथकरांवर:' मी भरिष्ट, 
त्यांची खबर घेण्याचा वषकाळ,-आणितों£: :* 


7: '$ परमेश्वरा, मी. तुजशीं आद घोले रागलों । 


१.९ तर दे. न्यायच. ठरंशीत; तरी मी. तुज असा 
म्राद करितों कॉ: तु्छांचा मार्गी, का. संफल' होतो £ 


बेइमानी करणार्‍या - स्वीस -. सुखसमाधान कां: होतें ळे 


२ तूं त्यांस लाविलें, आहे, त्यांनीं “मूळ: घरिके आहे; तें 

मुखांत असतोस :पण. त्यांच्या: अंतेर्यामापासून तू -दूर 
असतोस. ३तथापि- हे. परमेश्वरा, : तू: महा जाणतोस, 

* मळाः:पाहतोस, तुजविषयी माझें इृदय कसे. आहे हे. तूं 


> 'प्रारख्ितोस; ' वघ्रोंवयांस:: न्यावयाच्या सॅढरासारखें: त्यांस । 


बाहेर काढ! कझ्च्या “दिवसासाठी, त्यॉल. सिंदध॑ कर 
: ४०देराने कोठवर जोक: करावा श:शवके देशातली वन- 
_. स्पति. : कोठवर * सुकणार 4 . त्यांत: बस्ती : करणार्‍यांच्या 
-बुष्टतेनेःपश्युपक्षी नष्ट झाळे आहेते; कारण ते म्हणतात, 
*“ झ्ञासचा अंत. तो पाहणार: नाहीं, ५ तूं. पार्यी चालणाऱ्या 
- “बरोबर थघावतांना थकलास तरं धोडेस्वारांबरोबर 
डिकशीठ £ झांततेच्या  देद्यांत तूं. निभेय आहेस, 


६ कारण तुझे भाऊबंद, तुझ्या बापाचे. घराणें ही. देखीळ 
तुंजशीं बेइमानपर्णे वागली आहेत; त्यांनी देखीळ 
तुजवर शब्दांचा भडिमार केला आहे; तीं तुजशी गोड 
बोललीं तरी त्यांचा विश्वास घरूं नको. 


मत्र वर्नांतल्या सिहाप्रमाणे झाले आहे: तिने. आपला 


बहुत मेंढपाळांनीं माझ्या 
श्राक्षीच्या .मळ्याची नासाडी केली आहे, त्यांनी माशें 
वतन. पाय़ाखालीं . तुडविळें आहे, त्यांनी भाझे रम्य 


जे; माझे दुष्ट शेजारी हात लावितात: त्या : सर्वाविदद्द 

परमेश्वर असें. म्हणतो, पाहा, मी त्यांस त्यांच्या देशयां- 

तून : उपटून . टाकीन आणि त्यांच्यामधून  यहूदार्चे 

घराणे. उपट्न टाकीन. १५ तरी त्यांस उपदून 

टाकिल्यावर मी त्यांजवर पुनरपि दया करीन, ब 

त्यांतल्या प्रत्येकास ज्याच्या त्याच्या वतनांत बं 
१ अथवा महापुरांत 


७२ 


यिर्मया अ० १२५१५-१४३:२२१२ 


परत. आणीन. १६ ते जर माझ्या | लेंगटलेला असतो तसें त्यांनीं -मळा लगटून राहावें असें 
छोकांच्या चालीरिती मन लावून शिकतील म्हणजे | मीं. केळे, तरी त्यांनीं मानिळें . नाहीं, असें परमेश्वर 
अथात्‌ त्यांनी माझ्या लोकांस ज्याप्रमाणें बालमू्तींची शपथ | म्हणेतो. १२. यास्तव त्यांस हें -ववन सांग : : परमेश्वर 
घेण्मास. दिकविलें त्याप्रमाणें . परमेश्वराच्या जीविताची, | इत्एलाचा देव. म्हणतो, प्रत्येक सुरई द्राक्षारसाने भर- 
माझ्या नामाची, इशपथ वाहावयास दिकतील तर ते । ळेली-आहे; ते तुला म्हणतील, प्रत्येक सुरहे दाक्षारसानें 
माझ्या लोकांमध्ये बसतील; १७ पण ते माझें ऐकणार । भरलेली आहे हें आम्हांस. ठाऊक नाहीं काय" १ 
नाहीत तर असलें राष्ट्र मी संमूळ उपटून टाकीन; ते | १२ तेव्हां: त्यांस तूं. सांग, पाहा, परमेश्वर म्हणतो, मी 
उपटून त्याचा नाश करीन, असें परमेश्वर म्हणतो. . . | या देशचे. सवे रहिवासी म्हणजे दाविदाच्या गादीवर 
बसणारे राजे, याजक, संदेटे व सवे यरुहळेमनिवासी 












: १ परमेश्वराने मला सांगितलें, तू॑ जाऊन 

१ छे आपणासाठी तागाचा कमरबंद विकत घे, तो 

कमरेस गुंडाळ पण त्याला पाणी लागे देऊं 

नको. . २ तेव्हां परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे. ..मीं 
कमरबंद ब्िकत घेऊन कमरेस गुंडाळिला. ३. मग 
परमेश्वराचे वचन दुसऱ्याने मला श्राप्त शाळे की श तूं 
विकत घेतलेला. तुझ्या कमरेस . असलेला कमरबंद 
घे, ऊठ, फरात नदीकडे जाव तो. तेथें . खडकाच्या 
कपारीत लपवून ठेव. ५ मीं. परमेश्वराच्या. आज्ञेप्रमाणे 

दिवस. लोटल्यावर परमेश्वर मला म्हणाला, ऊठ, फरात | क 

नदीकडे जा व जो कमरबंद . तेथे लपवून :. ठेवच्यास । ऐक्रणार 

खुला. मी. सांगितलें होतें. तो. घेऊन ये. -७. तेव्हा.मी | शोकाकुल 
फ्रात नदीकडे गेलों..व कबरबंद. जेथे. .ळपवून ठेविला । म्हणून 

होताःतेथून तो खणून, काढित्त आणि पोहतो. तों:कमरं- 

बंद:खराब, कुचकामाचा. झाला होता. ८ : तेव्हा परमे- 

श्वराचें. वचन मला प्राप्त झाटे; ९ परमेश्वर असें म्हणतो 

असाच मी यहूदाचा दिमाख, यरुदालेमाचा मोठा 

दिमाख नष्ट करीन. १० ते .दुष्ट लोक माझी वचनें 

ऐकत नाहींत, ते. आपल्या अंतःकरणाच्या हडप्रमाणे 

चालतात आणि अन्य देवांची सेवा करण्यास व त्यांस 

भजण्यास त्यांच्या मागें जातात म्हणून त्यांची गति ह्या 


नाही; यहूदाला सर्वस्त्री. बंदिवान करून नेळें आहे, 
तो पूर्णपणें बंदिवान झाला आहे. 

२० उत्तरेकहून जे येत आहेत त्यांस नजर वर करून 
पाहा ! तुला दिळेळा कळप, तुझा रम्य कळप कोठें 
निष्पयोगी झालेल्या कमरबंदाप्रमाणें होहेल. ११ इस्रा- ! आहे £ २१ ज्यांचा स्नेह. संपादन करण्याचा प्रयत्न तूं 
शएलाचें सव घराणें व यहूदाचें सर्वे घराणें ह्यांनी माझी । केला त्यांस त्यानें तुझ्या शिरावर ठेविळें तर तूं काय 
प्रजा व्हावे, आणि माझें नाम, स्तुति व भूषण यांस | म्हणशील १ प्रसववेदना : लागलेल्या ख्रीप्रमाणें तुला 
कारण न्हावें. म्हणून, कमरबंद असा मधुष्याच्या कमरेस | केर होणार नाहींत काय ६ २२ हें मजवर कां आठें 

७९९ 


अ० १दै$२२-१४:१७ 


यिमैया 





असें. आपल्या मर्नांत म्हणशील तर तुझ्या मनस्वी 


दुष्कमोमुळें तुझ्या अंगावरील वस्राचा पदर सारिला आहे. 


व तुझ्या टाचा जबरीने उघल्या केल्या आहेत. 
२३ कूझीरा आपली कातडी, चित्त्याला: आपले ठिपके 
पालटतां येतील काय £ असें. घडेल तरव दुष्टतेला 
सवकलेल्या तुम्हांस चांगळें. आचरण करितां येईल. 
२४. यास्तव रानांतल्या वाऱ्यापुढें भूस उडते तसें मी 
त्यांस उडवीन. २५ परमेश्वर म्हणतो, हा तुझा वांटा, 
भॅजकहून तुला भापून दिलेला वतनभाग' आहे; 

तूं मंत्रा. क्सिरलीस व खोठ्यावर भरंवसा ठेविलास, 
२६ म्हणून मी तुझे नेसण तुझ्य़ा तोंडावर उडवीन म्हणजे 
तुझी':लब्जा दिसेळ. २७ तुझे व्यमिचार, तुझें खिदळणें, 
तुझ्या जारकर्मांचे चाळे, हीं तुझी घोर कर्मे मीं त्या 
मैदानांतल्या टेकळ्थांवर पाहिलीं आहेत. हे यर्छालेमे, 
व. हाय. हाय करणार ! तूं आपणाला झुदध करणार नादींस 
काय-2 असें कोठवर चालणार £ 


। अवर्वणाविषयीं * यिर्मयांला' परमेश्वराचे 
७ वचन प्राप्त झालें ते हें | 
:- २ यहूदा शोक करीत आहे, त्याच्या वेंकी 
उदासवाव्या. क्षाल्या. आहेत; ते भूमीवर झोक . केरीत 
पडले .आहेत;. ग्रस्दोळेमांची आरोळी वर मेली : आहे. 


नसल्यामुळें त्यांचे डोळे खोळ-गेळे आहेत. 
: 5 हे. परमेश्वरा, आमचे अपराध जरी आम्हांविरूद 
साक्ष देतात तरी तं आपल्य़ा नामास्तव कार्य कर; 


आमचें कितीदा पतन झालें आहे ! तुजविरुद्ध आम्हीं 
पाप केलें आहे. ८ हे इस्राएलाच्या आशद्याकंदा, 
संकटसमयींच्या त्यांच्या त्रात्या, देशांतल्या उपऱ्या- 
सारखा, रात्रीच्या उताख्सारखा तूं कां. झालास ६ 
९ स्तब्ध झालेल्या मनुष्यासारखा, वीर असून उद्धार 
करण्यास असमर्थ अशा पुरुषासारखा कां झालास £ 
तरी हे. परमेश्वरा, तू आमच्यामध्ये आहेस, तुझें नाम 
आम्हांस दिलेलें आहे; आमचा त्याग करूं नको. 

१० परमेश्वर या लोकांस असें म्हणतो, त्यांस अशा 
भ्रकारें भटकर्णे आवडले, त्यांनी आपले पाय आवरिले 
नाहींत; म्हणून परमेश्वर त्यांचा स्वीकार करीत नाहीं; 
तो आतां त्यांचें दुष्कर्म स्मरून त्यांच्या पापांची झडती 
घेईल. ११ परमेश्वर मला म्हणाला, या लोकांसाठी, 
त्यांच्या बर्‍्यासाठीं, प्रार्थना करूं नको. १२ ते उपोषण 
करितील तेव्हां मो त्यांची आरोळी ऐकणार नाहीं; ते. 
होमार्पण व अन्नार्पण मला आणितील तीं मी स्वीकार- 
णार नाहीं; मी तरवारीने, दुष्काळोनं व मरीरने त्यांचा 
संहार करीन. १३ मग भी म्हणालो, हे प्रभू परमेश्वरा, 
याहा, संदेष्टे त्यांस म्हमत आहेत, तुम्ही तरवार पाह- 
णार नार्ही, तुम्हांस दुष्काळ गांठणार नाहीं; तर या 
स्मडीं . मी.. तुम्हांस खरी शांति देईन. १४ परमेश्वर 
मठा म्हणाला, संदेटे माझ्या नामाने असत्य संदेश 
देतात; मीं त्यांस पांठविळें माही; * मी. त्यांजबरोबर 
बोललो नादीं; ते खोटा दृष्टांत, शकुन; निर्थक गोष्टी व 
आपल्या मनांतील कंपटय़ोजना : संदेठाख्पार्ने तुम्हांस 
सांगतात. १५  ह्यॉस्तव ज्या संदेष्टयांस मीं पाठविलें 
नाहीं व जे माझ्या नामार्ने संदेश देतात व म्हणतात, 
या देशावर तरवार व दुष्काळ येणार नाही, त्यांच्या- 
संबंधाने परमेश्वर म्हणतो, हे संदेटे तरवारीने व 
दुष्काळाने नष्ट होतील; १६ आणि ज्या लोकांस ते संदेश 
देतात तेहि दुष्काळाने व तरवारीने मरतील व त्गंस 
यस्दोळेमाच्या रस्त्यांनी पकडून देतील; त्यांस, त्यांच्या 
ज्ञियांस, त्यांच्या पुत्रांस व त्यांच्या कन्यांस कोणी पुर- 
गार नाहीं; मी त्यांची दुष्टता त्यांजवर लोटीन. 
१७ तूं त्यांस हें वचन सांग, माझ्या डोळ्यांतून राजे- 


८०७ 


विर्मया 


अ० १४:१७-१५४१५ 





दिवस अश्रघारा . वाहोत, त्या न -थांबोत; कारण माझ्या 
लोकांची कुवार कन्या भयंकर जखम लागून अति ठिन्न- 
उभिष्न, झाली आहे. १८ मी वनांत जातों तों तेथें 
म्हरदारीनें वघलेळे आहेत ! शहरांत येतों तों 
दुष्काळाने . पीडठेळे मला आढळतात; कारण संदेष्टे 
य र्‍याजक हे अज्ञात देशांत भटकत आहेत. 

4९ चू. यहूदाचा अगदीं त्याग केला आहे काय १ 
न्युश्या जिवाला सीयोनाचा वीट. आला आहे. काय £ 
"आम्हीं 'बरे॑होळ नये असें तूं. आम्दांस कां मारिले 
आहे १ आम्ही शांतीची अपेक्षा करितों पण हित कांहीं 
ऱहीत नादी; आम्ही बरे होण्याची वाट पाहतो तों पाहा 
दहशत. २० हे परमेश्वरा, आमची दुषटता, आमच्या 
प्पूदेजांचें, दुष्कर्म, आम्ही जाणतों; आम्हीं तुजविरुद्ध पाप 
'केळें आहे. २१ तूं आपल्या नामास्तव आमचा वीट 
मान. नको; तुझ्या वैभवाच्या गादीची अप्रतिष्ठा करूं 
नको; आम्हांशीं केलेला करार स्मर, तो मोडू नको 
२२९ विदेद्यांच्या. निरुपयोगी देवतांत. कोणी पर्जन्य 
देणारी आहेत काय £ आकाशाला व्रि करितां येईल 
'काय १ हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, हें करणारा तूंच 
ना १ आम्ही तुझी आशा धरितो, कारण तूं ह्या सर्वांस 
उत्पन्न केलें आहे. 

१ मग परमेश्वर मला म्हणाला, मोझे व 

१५९ शमुवेल हे मजपुढें. उभे राहिळे तरी माझें 
अंतःकरण या . लोकांकडे वळावयाचें नाहीं 

"त्यांस माझ्या . दृष्टीसमोरून घालीव,. त्यांस निघून जाऊं 
दे. २ ते जर तुला म्हणतील, आम्हीं कोठें जावें £ तर 
- त्यांस सांग, परमेश्वर असें म्हणतो, जे झत्यूसाठीं नेमि- 
ळेळे आहेत त्यांनीं मृत्यूकडे; जे तरवारीसाठी नेमिळेळे 
आहेत . त्यांनी तरवारीकडे; जे दुष्काळासाठी नेमिलेले 
'आहित त्यांनीं दुष्काळाकडे; व जे बंदिवासासाठीं नेमिलेले 
आहेत त्यांनीं बेदिवासांत जावे. ३ परमेश्वर म्हणतो, 
मी त्यांजवर चार गोष्टी आणीन: ठार करण्यास 
तरवार, फाडून टाकण्यास कुत्रे, खाऊन नाज करण्यास 
आक्राझयांतीळ पक्षी आणि पृथ्वीवरील श्वापदे 
“४ यहूदाचा राजा हिज्कीया याचा पुत्र मनस्धे यानें 
५१ 


यस्ठाळेमांत जें कांहीं केलें यामुळें एथ्वीवरल्या सर्वे 
राष््ंना, दहृशत पोहंचेल असें मी त्यांचें करीन. ५ हे 
यंसशलेमा, कोणाला तुझी करुणा येईल १ कोण तुज- 
साठीं शोक करील ६ कोण तुजकडे वळून तुझें क्षेम- 
कुदाल विचारील £ ६ परमेश्वर म्हणतो, तूं. माझा त्याग 
केला आहे; तूं मार्गे फिरला आहेस; म्हणून मी आपला 
हात तुजवर उगारून तुझा नाश करीन; मी अनुताप 
करून. करून .केटाळलों आहे. ७ मीं त्यांस आपल्या 
देशाच्या वेशींवर सुपानें पाखडून टाकिले, त्यांस अपत्य- 
हीन केलें; मीं त्या लोकांचा विध्वंस केला, कारण ते 
आपल्या मार्गावरून मार्गे फिरले नाहींत. < मजसमोर 
त्यांच्या विधवा सागराच्या वाळूपेक्षां अधिक ' झाल्या 
आहेत; मी भरदुपारी त्यांजवर व तरुणांच्या मातेवर 
छटारू आणितों; तिजवर क्लेश व त्रेधा. हीं अकस्मात्‌ 
ओढवतील असें मी करितों. ९ सातपुती म्लान झाली 
आहे; ती प्राण सोडीत आहे; . भरदिवसां तिचा सूर्य 
मावळत आहे; ती लज्ित व फजीत होत आहे; त्यांचा 
अबदोेष त्यांच्या वैर्‍्यांसमक्ष॑ मी तरवारीस बळी देईन. 
असें परमेश्वर म्हणतो. 

१० अगे माझ्या. आहे ! हाय हाय ! सर्व जगाबरोबर 
झगडा व विवाद करणाऱ्या अशा मला तूं जन्म दिला 
आहे. मी कोणाशी वाढीदिढीचा व्यवहार केला 
नाहीं व कोणीं मजशी केला नाहीं; तरी सवे मठी 
शाप देतात. ११ परमेश्वर म्हणतो, तुझ्या बर्‍्या- 
साठीं मी तुला खचीत बळ देडेन; अनिष्टाच्या व 
क्वेशाच्या समयीं शत्रु तुझी बिनवणी करतील असें 
मी खचीत करीन, 

१२. कोणी लोखंड, उत्तरेहून आणिलेळें लोखंड व 
पितळ, फोड शकतो काय? १३ तुझ्या सवे पातकां- 
मुळें तुझ्या सर्व हद्दीतील तुझें वित्त व निधि मी 
मोबदल्यावांचून ळूट म्हणून देडेन. १४ तुला ठाऊक 
नाहीं अशा देशांत तुझे शत्रु ती ळूट घेऊन जातील 
असें मी करीन; कारण माझा क्रोधाभि पेटला आहे. 
तुम्हांविरुद्ध पेटला आहे. 

१७ हे. परमेश्वरा, तृ. जाणत आहेस; माझें स्मरण 


८०१ 


अ० १५:१५-१६३५१४ 





_ मला भेट दे, माझ्याकरिता मला छळणाऱ्यांचा 
सूड घे ! तूं त्यांच्यासंबंधाने मंदक्रोध होऊन माझा 
संहार करुं नको; तुझ्यासाठी मी निंदा सहन करितों 
याचें स्मरण कर. १६ मला तुझी वचने प्राप्त झालीं 
तों मी स्वीकारिली;. तुझीं वचनें माझा आनंद, माझ्या 
जिवाचा उल्लासः अशीं होतीं; कारणे हे परमेश्वरा, 
सेनाधीश देवा, तुझें नाम घेऊन भी आपणास तुझा 
म्हणवितो. १७ विनोद करणाऱ्या मंडळींत मी बसलो 
नाहीं, मीं मजा केली नाहीं; तुझा हात. मजवर पेडल्या- 
मुळें, .मी एकांती बसलो; कारण तूं मला अस्वस्थ 
केलें आहे. १८ मला सतत दुःख कां १ माझी जखम 
भारी व “असाध्य. कां £ फसविणारा ओहोळ, आटून 
जाणारे पाणी; यांसारखा तूं खरोखर मला होशील कायर १ 
१९ ह्याकरिता परमेश्वर असें म्हणतो, तू वळशील तर 
माझ्य़ा सेवेस हजर राहण्यास मी तुला परत आणीन; तूं 
हीणकंसापासून मोल्यवान वेगळें करिशील तर तू माझें 


मुख होशील; ते. तुजकडे परत येतील, पण तूं. त्यांजकडे. 


जाणार नाहींस...२०- तुला,. या लोकांसंबंधानें मी पितळेची 
मजबूत मिंतं करीन; म्हणजे ते. तुजबरोबर लढाई 
करितील, :तरी तुजवर वरचढ होणार. नाहींत; कारण तुझा 


: बचाव करण्यास व तुला सोडविण्यास मी तुझ्याबरोबर 


आहें, असें परमेश्वर. म्हणतो. २१ मी तुळा दुष्टांच्या हातून 
सोडवीन, तुला . बलात्काऱ्यांच्या तावडींतुस मुक्त: करीन; 


५ -परमेश्वराचें . वचन मला प्राप्त झालें तें 


१६७ असें> २ तू. .आयको. करू नको -ब. या: स्थली 


पुत्र व कन्या न होवोत. ३ कारण या. 
देशांत. जन्मलेले पुन्न व -कन्या 'यांबिषय़ीं व ज्या माता 
त्यांस प्रसवल्या व ज्या पित्यांनीं त्यांस. जन्म दिला त्यांज- 
विषयीं. परमेश्वर असें म्हणतो कीं, ४ तीत्र यातना होऊन. 
तीं मरतीढ;- त्यांच्याकरिता कोणी शोक करणार नाहीं 
व..त्यांस कोणी पुरणार नाहीं; तीं भूनीळा खतत होतील 
त्यांचा तरवारीने व दुष्काळाने. संहार होईल; त्यांचीं 
प्रेते आकाझशांतील पक्ष्यांस व प्रथ्वीवरील श्वापदांस- भक्ष्य 

१ मुळांत: सेवन केली 


: होतील. ५ कारण परमेश्वर म्हणतो कीं जोक करितात 


त्या घरांत प्रवेश करू नको, विलाप करष्यास जाऊं 
नको, त्यांच्याविषयी खेद करूं नको; कारण या लोकां- 
पासून मीं आपली शांति काहून घेतली आहे, कृषा व 
दया हीं काढिली आहेत असें परमेश्वर म्हणतो. ६ या 
देशांतील लहानथोर मरतील; कोणी त्यांस पुरावयाचे 
नाहींत, कोणी त्यांकरितां शोक करावयाचे नाहींत, कोणी 
त्यांजमुळें आपल्या रारीरांस घाय करणार नाहींत, 
त्यांजमुळें . आपलीं डोकीं भादरणार नाहींत. ७ म्रृतां- 
विषयीं एकाद्याचें समाधान करावें म्हणून कोणी त्यांज- 
साठीं भ्सकरी मोडणार नाहींत; कोणाचे आईबाप मेले 
तर त्यांचें सांत्वन करण्यास कोणी. त्यांच्यापुढे प्याला 
करणार नाहींत. ८ ज्या घरांत मेजवानी असेल त्यांत 
जाऊं नक्रो, त्यांच्याबरोबर खाण्यापिण्यास बसूं नको. 
९ कारण सेनाधीश परमेश्वर, इत्ाएलाचा देव म्हणतो, 
पाहा, तुमच्या हयातींत, तुमच्या डोळ्यांपुढे या 
ठिकाणांतून खुझालीचा व आनंदाचा शब्द, नवर्‍याचा 
व नवरीचा शब्द नाहींसा होईल असें मी करीन. 
१० तूं ह्या लोकांस ह्या सर्व. गोष्टी सांगितल्या 
म्हणते ते तुला विचारितील, परमेश्वराने हें सवे 
मोठें आरिष्ट आम्हांवर येईल असें कां सांगितलें १ पर- 
मेथर आमचा देव याच्याविरुद्ध आम्ही कोणता 
अपराध, कोणतें पातक केलें आहे ९ ११ तेव्हां.तूं 
त्यांस सांग, . परमेश्वर म्हणतो, क्रारण हेंच कीं तुमच्या 
पूर्वजांनी माझा -त्याग केला, ते अन्य देवांमार्गे लागले, 
त्यांनीं त्यांची सेवा. व. भजन केलें, त्यांनीं मला सोडिले, 
माझें. नियमशास्त्र: पाळिळे नाहीं. १२ तुम्ही तर 
तुमच्या. पूर्वजांच्यापेक्षां जास्त दुष्कर्म केळें आहे; कारण 


' पाह्वा, तुम्ही. सगळे आपल्या दुष्ट. मनाच्या हद्राप्रमाणें 


वागत. असून. माझें ऐकत :नाहीं; १३ ह्याक्ररितां-जो 
तुम्हांस ठाऊक नाहीं व तुमच्या पूेजांसहि ठाळक्र 
नाहीं . अज्ञा देद्यांत तुम्हांस ह्या देशांतून घालवून 


देईन; तेथें तुम्ही रात्रंदिवस अन्य देवांची सेवा करीत 


राहाल; कारण मी तुम्हांवर कृपा करणार नाहीं. 
-- १४. परमेश्वर म्हणतो, पाहा, यास्तव असे 'दिवस 


द्०्टेः 


' उयि्मया 


अ १८४१४-२१७४१६ 





' मेह “आहेत की. ज्या परमेश्वराने इत्लाएलवशजांस मिश्र 
दैद्यांवर्क “ आणिळे त्याच्या जीविताची शपथ असें 
कोणी म्हणणार नाहीं; १५ तर ज्या परमेश्वराने इक्लाएल- 
वंशजांस: उत्तर देशांतून, व ज्या देशांत त्यांस त्माने हाकून 
ळाविठें होतें त्या देशांतून आणिलें, त्या परमेश्वराच्या 
जीविलोची शपथ असें म्हणतील; कारण जी भूमि मीं 
त्यांच्या पूवेजांस दिली तींत त्यांस मी परत आणीन. 
१६ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी पुष्कळ पाग टाकणा- 
ऱयांस बोलाबीन, म्दणजे ते त्यांस पाग टाकून पकडितोल; 
नंतर मी पुष्कळ शषिकाऱ्यांस बोलावीन, म्हणजे ते 
प्रत्येक डोंगरावरून, प्रत्येक टेकडीवरून व खडकांच्या 
कपारींतून त्यांस हुसकून काढून त्यांची विकार करितील 
१७ कारण माहे डोळे त्यांच्या सर्वे मार्गावर आहेत. 
ते मला गुप्त नाहींत; त्यांचें दुष्कर्म माझ्या डोळ्यांपासून 
लपळेळें नाहीं; १८ प्रथमतः त्यांचें दुष्कर्म ब त्यांचें 
पाप यांचें दुप्पट प्रतिफळ सी त्मांस देईन; कारण, 
त्यांनी आपल्या प्रेतवत्‌ व अमंगळ मूर्तीनीं माझा देवा 
अष्ट केला आहे; त्यांनी आपल्या किळसवाण्या वस्तूंनी 
माझें. वतन भरिळें आहे.. १९ हे परमेश्वरा, माझ्या 
सामर्थ्या, माझ्या दुर्गा, संकटसमयींच्या माझ्या आश्रया, 
गृथ्वीच्या . दिंगंतांपासून राष्ट्रे तुजकडे येऊन म्हणतील, 
आमच्या पूबेजांस सोन्या, निरथँक व निरुपयोगी अशा 
वस्तूंचाच काम तो बतनभाय. मिळाला. २० मानब 
आपणासाठी देव बनबील काम १ असल्या वस्तु तर 


देब नव्हत; २१ म्हणून पाहा, मी त्यांस दाखवून देईन, | 


माझें भुजबल -व पराक्रम दी त्यांस एकदाची दाखवीन, 
म्हणजे माझें नाम परमेश्वर आहे असें ते आणतील. 
- '-:._ १ झहूदारचे पातक लोखंडी खबरणीनें, 
६ (७ हिरकगीच्या टोकाने लिहिलें आहे; त्यांच्या 
हृदयपटांवर, त्यांच्या वेदांच्या शंगांबर खोदिळें 
आहे; २ कारण त्यांची संतति उंच टेकंच्यांबसीठ 
हिरव्या झाढांजवळच्या वेद्या व अशेरामूर्ति गाँर्चे स्मरण 
ठेबिसे. ३१ हे. माझ्या वमांतल्या पर्वता, तुझे वित्त 
तुझे संवे निषि व तुझ्या सव सीमांच्या आंतील तुझी 
अद्ेस्याने तुह्या पापामुळे मी टीस जाऊं देईन. ४ मी 


जे तुला वतन दिले तें तुझ्या हातचे जाईल; : 
ठाऊक नाहीं . अश्या देशांत तू. आपल्या शत्रूंची सेवा 
करिश्षीऊ असें मी करीन; कारण माझा क्रोघाभि तुम्दीं 
भडकनिस्गर आहे, तो सर्वकाळ जळत राहील 

७ परमेश्वर असें म्हणतो, जो इसम मनुष्यावर 
भिस्त ठेवितो, मानवाला आपला बाहु करितो व ज्याचें 
अंतःकरण परमेश्वरापासून फिरळें आहे. तो शापित 
आहे. ६ तो वैराणांतल्या झुडपासारखा होईल; व 
जें कल्याण होईल तें तो पाहणार नाहीं; अरण्यांतील रक्ष 
स्वळें, क्षारभूनि ब निर्जन प्रदेश यांत तो वस्ती करील. 
७ जो पुरुष परमेश्वरावर भाव ठेवितो, ज्याचा .- भाव- 
विष्रेय परमेश्वर आहे तो धन्य. ८ तो जलतटाकी 
लाबिलेल्या बृध्तासारखा होईल, तो आपलीं मुळें नदी- 
तटाकीं.. पसरील; उन्हाची झळई . येते. तिला तो मिणार 
नाहीं, त्याचीं पार्नें हिरवी राहतील; अवर्षणाच्या वर्षी 
त्याला [चिंता पडणार नाहीं, तो "फळें देण्याचें. सोडणार 


. नाहीं. . ९. हृदय सर्वात कपटी आहे, तें असाध्य 'रोगाने 
“ग्रस्त आहे, त्याचा भेद कोणास समजतो १. १० प्रत्येकास 


त्याच्या . त्याच्या वर्तनाम्रमार्णे, त्याच्या त्याच्या करणी- 
प्रमाणे प्रतिफळ < देण्यास मी परमेश्वर. हृदय चाळून 
पाहतो;  अंतर्याम पारखितो. ११ तित्तिर पक्षी आपण 
न घातलेलीं अंडी उबब्रिती तर्से अन्यायाने धन. मिळ- 
विगाऱ्याचें आहे; तें. त्याला त्याच्या आयुष्याच्या. ऐन 
भरांत सोडून जाईल; ब तो अंतीं मूर्ख ठरे.  . 

१२ आमच्या पवित्र स्थानाचे स्थल, सनातन काळा- 
पासून उच्य -व वैभवी [सिंहासन आहे. १३ हे. परमेश्वरा 
इल्लाएलाच्या झाशाकंदा, तुझा त्याग करणारे सवे 
फजीत होतील; मजपासून फितणाऱ्यांचीं नांवें. घुळीवर 
लिहिलीं जातील, कारण परमेश्वर जो जीवंत. पाच्याचा 
झरा त्याचा त्यांनी त्याग केला आहे. १४ हे परमेश्वरा; 
मला बरें कर म्हणजे मी बरा होईन; मला तार म्हणजे 
मी तरेन; कारण तूं माझा स्तवनविषय आहेस. 
१५ पांढा,. ते मला म्हणतात, परमेश्वरावे वचन कोठें 
आहे ६ र्ते पुढें येऊं द्या. १६ मीं. तुळा अनुसरणारा 
तुझा मेडफोळ असभ्वापासून मांधार घेतली नाही. आणि 


ट्न्रे 


अ० १७१६-१८१४ 





| __ जें. माझ्या, तोंडून निघाळें तें. तुझ्या दृष्टीसमोर 
* होतें. १७ तूं मला मीतिप्रद होऊं नको, विपत्काळीं तूं 
माझा आश्रय आहेस, १८ माझा छळ करणारे फंजीत 
होबोत; मी फजीत न व्हावे. ते घाबरे होवोत; मीं 
घाबरा न व्हावे. त्यांजवर विपत्काळ आण, दुप्पर 
साशार्ने त्यांचा नोयनाट कर. 
7» १९ परमेश्वर मला म्हणाला, ज्या वेश्षीने. यहूदाचे 
राजे *येतातआतात- त्या. सांवेजनिक वेशीत व. यंरुदां- 
माच्या सर्वे वेशीत जाऊन उभा राहा; २० आणि 
स्नोकींस सांग; अहो यहूदाच्या राजांनो; है' सवे यहूदा, या 
वेशींनी रधागणारे स्व . यरुदालेमनिवासी जनहो, परमे- 
श्वसचें वचन ऐका. २१: परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही :अत्पथा- 
विषर्यी सावघ असा; दाब्वाथ दिवशीं कांही. ओझें. वाहूं 
नका, : यर्दोलेमांच्या . वेशींतून “ ते: आणूनेऊं. .नका. 
नेऊ नका; *कांदी कामधंदा “करूं नका, आणि. तुमच्या 
पूर्वजांस मी आहापिल्याप्रमाणे शब्यांय दिवस :प्रवित्रफर्थ 
पाळ; २२ पणं त्यांनी ऐकले. नाहीं; त्यांनी: आवळला कान. 
दिल नाही; ऐकू नये व शिक्षण घेऊे' नये म्हणून त्यांधी- 
आपली भान ताठ केली, २४. तथापि“ परसेश्वह म्हणतो; 
दोब्याथ दिवशीं ह्या नगराध्यां नेत्तींतून तुम्ही कांद्ी ओझें 
अणिणॉरनेणार नाहीं आणि शब्बाथ दिवशीं कांही काम 
धंदा. न करितां तो. प्रवित्रपणें पाळालः म्हणून हें तुम्ही 
मनापासून ःऐकाल;:२५- तर असें -होडेल कीं: दाविदाच्या 
सिंह्यायंनावर., बसणारे रुजे व.तरदार र्थारूळ व :अक्षहढ 
होऊन आक्रिःत्यांचे:-सरदार, यहूदाचे लोक व: चर्रळेम- 
निवती. या. .त्रमराच्या वेशीत येजा करितील'शः हें :नगर 
सवेझाळ: वसेळ:-२६.यहूदा'च्या : नगरांतून, . यर्दलेमाच्या 
लगत्मांतून, :बन्यामीन::प्रांतांतून, तळवर्टीतूत, . ढोंगरवटी- 
तून: व वक्षिणेवून ते. येऊन . ६.मबलि - यहबलि, :अभा- 
पेण व घूप अर्पितील, असे ते. परमेश्वराच्या. मंदिरांत 
स्वृत्यपेर्णे आजितील;: २७ 'पण तुम्ही . शब्यांय :पवित्रपणे 
पाळावा, शब्बाथ दिवशी ओझें वाहूं नये व्‌:,मव्हाळेमाच्या 
वेशींदून : येजा क॑ नये, ही. माझी झाडा. कुडी. ऐकणार 


तुला ठाऊक 


नाहीं तर त्याच्या वेशींत मी अभि पेटवीन; तो यख्ष- 
छेमाचे वाढे जाळून खाक करील, तो विझणार नाहीं. - 


१ परमेश्वरापासून जें वचन यिर्मयाला प्राप्त 

९८६ झालें तें हे: २ ळठ, कुंभाराच्या घरी जा, तेथें 

'मी तुला आपलीं वचनें. ऐकवीन. ३ मी कुंभाराच्या 

घरी "गेलों तों तो चाकावर काम करीत होता. ४ कुंभार 

मातीचे पात्र घडीत होता; तें त्याच्या हातीं असतांच 

बिघडून. गोळे, मग त्याला पाहिजे तसें त्यानें तिचें 
दुसरें पात्र घढिलें । 

५ तेव्हां परमेश्वराचे बचन मला प्राप्त झाले: $ हे 
इस्वाएलाच्या घराण्या, या कुंभाराप्रमाणें मला तुमचें 
पाहिजे ते करतां येत नाहीं काय, असें परमेश्वर 
म्हणतो... हे. इन्नाएलाच्या घराण्या, पाहा, कुंभाराच्या 
हातीं ; माती . असते तसे तुम्ही. माझ्या ह्ातीं आहां. 
७ शकार्दे राष्र अथवा राज्य समूळ उपट्स नष्ट करीन 


, असें सी. एकदा - बोळलों; ८ तरी पण ज्या राष्ट्राविशद 
:हें..मी दोठलो, ते आपली दुष्टता सोडील तर 
' त्यावर: जें..”अरिष्ट आणण्याचा -: माझा. विचार होता 
-त्याविषयीं मळा :अनुताप: होईल. ९ एकाद्या. राष्ट्राची अथवा. 
' राज्याचीन्लागवण करून. तें मी स्थापीन असें. मी एकदा 


बोललों,?.१० तरी पण:माझ्या दृष्टीने जें वाहेट तें करून. 
त्याने माझें वचन पाळिलें नाहीं; म्हणून त्याचें मी हित 
करीन “स्हणून - बोललो त्याबिषयीं मळा अनुताप. होईल. 
११. तर .आतां. यहूदाचे. लोक. व यसर्दालेमनिवासी यांस 
जाऊल क्षांगः- पस्मेश्वर म्हणतो, याह, भी. तुम्दांवर. अनर्थ 


' योजीत आहें, .तुम्हांविरुद. मनसुन्ना. केजी झे; तुरी 


समळे आपझप्रल्या कुमागीपासून .. वळा, आपल्या 
चालीरिती पुथारा. 9२ तरी ते म्हणतात, काव. उपयोग £ 
आह्दही::आपल्या मनसुब्मांप्रमाणे चालणार;--आम्ही सवे 


, आपनाप्रन्या* दुष्ट मनाच्या: हद्राप्रमार्णे. करणार; 


"ती. :कत्तव - परमेश्वर, म्हणतो, :रा्ुमध्यें : चोककी 
कशन. पाहा, अशा. गोठी. . कोणीं कषी ऐकल्या आहेत 
काय ६. इक्लाएठाच्या:कुसारीनें : अति: घोर कमे - केळे 
आहे... १४ : उबानोन: पर्वताच्या -करिखरावरीक.. अ्फे 


दड. 


अ०'१८:१४-१९;१८ 





फशी काय? १५ तरी पण माझे: लोक 
नंतर विसरळे आहेत, ते व्यर्यंतेपुढें धूप जाळितात. 
-तॉती. त्यांच्या :मार्गात, त्यांच्या प्राचीन मार्गात. त्यांस 
“कर खावयास लाविळें; मर. घाळून तग्रार- न 
केलेल्या. आडवाटांनीं त्यांस . जाण्यास ' लाबिलें 
१६ अशा प्रकारें ते आपला देश दहशत -व - निरंतरचा 


: : उपहास... यांस. पात्र करितात; . त्याजवळून येणारा 


- जोणारा प्रत्येक जण . विस्मित होऊन आपलें - डोकें 
हालवील. १७ 'पूर्वेकडीळ वार्‍याप्रमाणें मी त्यांस. शनूंपुढे 
किक्षरोन; त्यांच्या :संकटसमर्यी:: मी : त्यांजकडे: फठ 
करीन, तोंड करणार नाहीं. . : 

१८. तेब्हां ते. म्हणाले, चला, आपण यिर्मयाविरुदधः 
मनसुबा करूं, ' कारण ,. याजकारचे.:.. नियमशास््रज्ञांन 
मंत्र्याची मसलत, संदेष्टयाचे वचन हीं त्यांस सोडणार: 
नाहींत. चला, आपण त्याच्यावर आरोप ठेवूं, त्याच्या; 
कोणत्याहि भाषणाची पर्वा करणार नाहीं. ऱ 
, _१९ हे. परमेश्वरा, मजकडे लक्ष दे, मजबरोबर 
_ झंगडणीऱ्यांची : वाणी ऐक. .२० अर्‍्याची फेड वाहटानें. 
न्हावी .काय १ . कारण. त्यांनीं. माझ्या जिवासाठी खाडा 
खणिला आहे. तुझ्या : त्यांजवरल्या र्गेल्वे. , निवारण. 
व्हावे म्हणून त्यांच्यासाठी मध्यस्थी... करण्यास मी 
तुजसमोर उभा राहिलों थाचें स्मरण कर. २१ हामुळें 
त्यांचे पुत्र दुष्काळांत .सांपडूं दे,... त्यांस तरवारीच्या. 
तडाकयांत. सांपडं दे; त्यांच्या .क्लिया 'अपत्यहीन व 
विधवा होवोत, त्यु त्यांचे पुरुष -ठार करो; त्यांचे 
तरुण लढाईत. तरवारीने पडोत. ९२ : तूं त्यांच्यावर 
एकाएकी. “सैन्य आजिज्ञील तेव्हां त्यांच्या. घरांदन 
आक्कोश' कानीं पडो; कारण त्यांनीं. मला. पकडण्यासाठी 
- ' खोढा.. खगणिला. आहे; माझ्या पायांसाठीं पाद्य मांडिले: 
आहेत. :२३ हे. परमेश्वरा, मळा - मारण्याचे त्याचे 
सर्वे मनसुबे त जाणतोसच; - त्यांच्या दुष्कमोची 
क्षमा, करूं नको, आपल्या दृष्टीपुढून.स्यांचें पोतक पुसून 
टाकूं“मको; म्हणजे ते तुजपुढें: ठोकर खाऊन पडतील 
तुझ्या क्रोधसमयीं त्यांची अश्ली वाटःटाक.. .. ... 


* म्हणतील; असे दिवस -येतः “आहेत. 
* यहूदा व. यरदालेम: यांची. मसळत मी निष्फळ - करीन, 


- १ परमेश्वर म्दणाला, जा, कुभाराचें. एक 

९ मडकें चिकत घे आणि आपल्याबरोबर लोकांचे 

< >. >-द. याजकांचे कांहीं . वडील घेऊन, २ जेथें 
खापऱ्यां यकितात त्या वेशीसमोरच्या बेन-हिन्नोम 
खोऱ्यांत जा; तेथें मी तुला सांगेन ती. वचनें. जाहीर 
कर. ३: असें म्हण, -अहो यहूदाच्या राजांनो, त्र अहो 
यरुकलेमनिवासी .जनांनो, परमेश्वराचे वचन ऐका; सेनां- 


 धीश परमेश्वर, इखाएलाचा देव म्हणतो, पाहा, या स्थला- 


वर मी अरिष्ट झाणितों, त्याविषयी जो कोणी ऐकेल 


, त्याचे कान भणमणतील:' ४ त्यांनीं माझा . त्याग केला 
आहे, हें. स्थान. त्यांनी परक्यांचें असें. मानिलें आहे; 


त्यांचे पूवेज १ 'यहूदाचे .राजे यांस..ज्ञे माहीत नव्हते 
अश्या अन्य देवांपुढे, -त्यांनीं ...तेथें:- धूप . जाळिला. 
निर्दोष्यांच्या रक्ताने ते. स्थान भरिळें; ५ आणि बाल 


: दैवताश्रीत्गर्च- आपलेः- पुत्र होमापैण . म्हणून अग्नीत. 
- होम करण्यासाठीं त्यांनी :उच्वस्थानें - बांधिली; अक्षी 


आह्ञा' मीं केलीः नव्हती, हें मी सांगितळें नव्हते, हें 
माझ्या मनांतहि आलें नव्हतें. ६. परमेश्वर. म्हणतो; 
पाहा, या कारणास्तव र्‍या श्थलास तोफेत व जेत- 
हिोमॉचे खोरे . म्हणणार: नाहींत, तर वधाचे -खोरें 
७ या स्थळीं 


त्यांच्या*. शत्रूंपुढे त्यांचा जीव : घेण्यास टपणाऱ्यांच्या 
हातानें; तरवारीने ते पडतील. असेः 'मी करीन; त्यांचीं 
प्रेते आकार्शातील पॅक्ष्यांस व पृथ्वीवरील श्वापदांस: भक्ष्य 


, म्हणून देईन. ८: भी. हे. नगर विस्मय" व ! उपहास यास 


पात्र करीन; त्यावर झालेल्यो:संवे आधातांसुळें त्योजवळून 
जाणारायेणारा : प्रत्येक : जंण॑ विस्मित होऊन उपहास 
क्रीळे. ;९ मीं त्यांस त्यांच्या पुत्रांचें मांस व .त्यांच्या 
कन्यांचें मांस खावयास लावीन; त्यांचे शत्रु व त्यांचा 
जीव घेण्यास टपणारे त्यांस वेढा घालितील व पेचांत 
आणितीळ, . तेव्हां. त्यांतला. . प्रत्येक जण. भापल्या 
शेजाऱ्याचें : मांस खाईल. १० मंग जीं मनुष्ये तुजवरोषर 
जातील-त्यांच्या डोळ्यांदेखत. तें. मातीचे -मडकें फोड; 


द 


अ« .१९:११-२०:१५ 





_ आणि त्यांस सांग, सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, 
कुंभाराच्या मडक्‍्याचा “भंग केल्यास. तें नीट करितां 


1: 
अ. अैश् 


र 
डं 


१ 


रै 


इस्मेराचा पुत्र, प्रशहूर याजक 
ओो हा संदेश सांगत होता तो ऐकला. 


डै.. 
26 


4444 


अडूअ 
8. 


18१ 
118: 
ै 
| 
ग्र 
वि 
1! 


व्म्या 





वस्तु व यहूदाच्या राजांची सवे भांडारे मी. त्यांच्या 
दात्रूच्या हातीं देईन, आणि ते ती लून . बानेलास: 
घेळन जातील; ६ हे. प्रशहूरा, तू व तुझ्या घरांत 
राहणारे ह्या सर्वाना धरून नेण्यांत. येईल; तं बाबेलास. 
जाऊन तेथें मरशील, तुला ब ज्यांस तु. खोटा संदेरा 


' | दिल त्या तुह्या सगळ्या इष्टमित्रांला तेथेंच पुरितील. 


७ हे परमेश्वरा, तूं मला फसविठें आणि मी .फसलो; 


सवे | तूं मजहून प्रबळ असल्यामुळें विजयी झालास; मी 


दिवसभर हसण्याचा विषय झालों आहे; जो तो माझा 
उपहास्त करितो. ८ कारण मी बोळ लागलों कीं जुबम, 


| बट, हे शब्द मला उच्यारावे लागतात आणि दिवसभर 
| परमेश्वराचे वचन माझ्या निंदेला ब अप्रतिषठ्ठेला कारण 


झाळें आहे. ९ मी म्हणालो, मी त्याचें नांव काढणार 
नाहीं, यघुडें मी त्याच्या नाभाने बोलणार नाहीं, तेव्हां 
माझ्या हाडांत कोंढडळेला अभि जळत आहे. : असें माझ्या 


| हृदयाला झालें; मी. स्वतांठा. आवरितां आवरितां थकले, 
' पण भला तें साघेना. 


१० कारण मी पुष्कळांना 
कुजबुजतांमा ऐकतो; चोहोंकडे दहशत आहे. मला ठेव 
ठछागावी म्हणून टपणारे माझे सवे इटमित्र म्हमतात. की. 
त्याच्याकिल्द गिंक्का करा, आपण त्याच्याविरुद गित्ला क्रं; 
कदानित्‌ तो फंसेळ, म्हणजे: मग त्याजडून आपण प्रबळ 
होऊन त्याचा सूड उगवू. ११ तरी परमेश्वर पराक्रमी 


: वीराप्रम्राणं मजबरोबर आहे, म्हणून माझा छळ 


करणारे ठोकर खातीळ, ते. प्रबळ होणार नाहींत; ते 
शहाणपणाने वागळे नाहींत: म्हणून ते अत्यंत फजीत 
होतीळ; विसर न पडेल अशी त्यांची कायमची अप्रतिष्ठा 
होहेळ, १२ तरी हे धार्मिकांचें सत्व पाहणार्‍या, अंतर. 
यौम ब हृदय पारखणाऱ्या, . सेनाधीश परमेश्वरा; द. 
त्यांचा सुड घेक्लीळ तो मठा पाहू. दे; कारण मी आपली 
फियाद तुजपुढें सादर केठी. आहे. १३ परमेश्वरापुढे, 
ग्राणें गा; परमेश्वराचे स्तकन करा; कारण तो 
दुष्कम्यांच्या हातून दीनाचा जीव वांचवितो.  .. 

१४ भी जन्मलो तो दिवस झापित असो; माझी 
आहे मला प्रसवली तो दिवस धन्य न' होवो 1 
१५ तुल्य पुत्र झाला हें बतेमान माझ्या बापास. कळवून: 


०्ई 


यिर्मया 


अ० २७:१५-३२५६ 


त्यास. फार हर्षित करणारा मनुष्य शापित असो. 
१६ : ज्या. नगरांचा विध्वंस करून परमेश्वर अनुताप 
थावला नाहीं . त्यांसारखा तो मनुष्य होवो; सकाळीं 
' आरोळी, दुपारी रणशाब्द त्याच्या कानीं पडो. 
कृऊ त्यानें मला गर्भारायांतच मारून टाकिले नाहीं; 
“टाकता. तर माझी आडे. माझी कबर झाली असंती, 
तिचें यर्भस्थान सदा सगर्भ राहिळें असतें. १८ मीं कष्ट 
व केश भ्म्रेगावे व माझे दिवस अप्रतिष्ठेंत घालवावे 
- यांकरितांच मी यभोशयांतून बाहेर निघार्लो काय 


१-२ सख्िदकीया राजाने मल्कीयाचा पुत्र 
र 4 ६ 'पशहूर व मासेचा पुत्र सफन्या याजक यांस 

यिर्मयाकडे पाठवून सांगितलें, परमेश्वराला प्रश्न 
कर; बाबेल्या राजा नबुखद्रेस्सर आमच्याबरोबर लढाई 
करीत आहे, तो आम्हांपासून निघून जावा म्हणून. 
"परमेश्वर कदाचित आपल्या सर्वे अद्वुत छृतींस 
अनुसरून आम्हांशीं वर्तेल काय, असें विचार; त्या 
वेळीं परमेश्वराचे वचन यिंमेयाला पाप्त झाले तें ह: 

२ यिर्मया त्यांस म्हणाला, सिदकीयास तुम्ही असें 
सांगा: ४. इद्याएकाचा देव परमेश्वर म्हणतो, पाहा, 
सटाबाद्देर तुम्हांस वेढा घालणारा बाबेलचा राजा व 
खाश्दी ल्येक यांच्याशी ज्या शत्नांनीं तुमही लढत आहां 
तीं मी उलरखीन आणि त्यांस या नगरामध्यें एकवट 
करीन. ५ राग, संताप वं कोध योनी भरून, बाहु उभा- 
रून, बंलवान्‌ महाभुजाने तुमच्याबरोबर मी स्वतः 
लढेन. ६ ह्या नगरांत राहणारी मनुष्ये व पु यांस मी 
मारीन; तीं मोठ्या मरीनें मरतील. ७ परमेश्वर म्हणतो, 
मग यहूदाचा राजा सिवक्तीया, त्याचे चाकर, व 
त्याच्या प्रजेंतले जे कोणी मरी, तरवार व दुष्काळ 
योंतून वांचूंन या नगरांत राहतील त्यांस मी बाबेलचा 
राजा नबुखद्रेस्सर यांच्या हातीं, त्यांच्या शत्रंच्या हातीं, 
च जे त्यांचा जीव घेण्यास टपत आहेत त्यांच्या हातीं 
देईन; तो त्यांस तरवारीने मारून टाकील; तो त्यांस 

सोडांवयाचा नाहीं, त्यांजवर. दयामाया करावयाचा 
_ म्याही. ८ या लोकांस असें सांग, परमेश्वर म्हणतो. 





पाहा, मी तुम्हांला 'जोवनाचा माग. वः मरणांचा मागे 
दाखवितो. ७ या नगरांत जो राहील तो. तरवारीने, 
दुष्काळाने, मरीन मरेल; जो बाहेर - जाऊन तुम्हांस 
वेढा घालणाऱ्या खास्द्यांस मिळेल -:तो . जगेल, जीवा- 
निशीं सुटेल. १० कारण मीं या नगरोकडे तोंड. केलें 
आहे तें त्याच्या वाईटासाठीं, त्याच्या. बर्‍्यासाठीं :नव्हे,, 
असें परमेश्वर म्हणतो; तें बाबेलच्या राजाच्या. हातीं 
जाईल, तो त्याला आग लावून देहेल. . . 

११ यहूदाच्या राजघराण्याविषयीं परमेश्वराचे वचन 
ऐका: १२ प्ररमेश्वर . म्हणतो, हे दावीदघराण्या, रोज 
सकाळीं इनसाफ कर, जुलम्याच्या हातांतून ळबाड- 
ठेल्यांस सोडीव;. नाहीं तर तुझ्या कर्माच्या दुष्टेतेमुळें 
माझा संताप अम्नीसारखा भडकेल. तो कोणाच्यार्ने 
विझवंणार नाहीं. 3३ परमेश्वर म्हणतो, अगे खोर्‍्यां- 
तील व. पठारावरील रहिवाशिणी: पाहा, जे. तुम्ही 
म्हणतां की आम्हांवर. कोण चढाई करून येईल, -आमच्या 
वस्तींतः येण्याची कोणाची छाती आहे, त्या. तुमच्या- 


.| विरुद्ध मी आहें. १४ परमेश्वर म्हणतो, तुमच्या करणीच्या 


फळाप्रमाणें मी तुमचा समाचार घेईन; तिच्या वनांत मी 
अभि पेटवीन, तो तिच्या. आसपासचे सगळें भस्म करील. 


___ १ परमेश्वर म्हणाला, यहूदाच्या राजाच्या 
२२ घरीं खालीं जा, आणि- तेथें हे वचन बोल: 
२ असें म्हण: दाविदाच्य़ा सिंहासनावर बसणाऱ्या 
यहूदाच्या राजा, तूं, तुझे दास व या वेशींनीं येजा 
करणारे 'तुझे लोक असे तुम्ही परमेश्वरांचें वचनं ऐका 
३ परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही न्यायनिवाडा 
जुलम्याच्या हातांतून लवाडलेल्यांस . सोडवा; परका, 
पोरका व॑ विधवा यांचा अन्याय करूं नका; त्यांस उपद्रव 
करूं नका; या स्थळीं निदोष रक्त पांडूं नका; ४ तुम्ही 
खरोखर असें कराल तर दाविदाच्या सिंहासनावर 


बसणारे राजे, त्यांचे सेवक व त्यांचे लोक रथारूढ व 
: अश्वारूढ होऊन. या मंदिराच्या वेशींनीं येजा करितील. 


५ परमेश्वर 'म्हणतो, माझी शपथ, तुम्हीं ही. वचने 
ऐकलीं नाहींत तर हं मंदरि ओस' पडेल. ६ कारणे 


€<८ ८०१७ 


अ २२४६-२८ 





गिलाद, लबानोनाचें दिखर असें आहेस; मी तुत्न 
खातरीनें ओसाढ भूसीसारखें, निर्जन नगरासारखे करीन. 
७ मी तुजविरुद्ध विध्वंसक, त्यांच्या शक्षांनिशी सिद्ध 

करीन; ते तुझे निवडक ग्रंधसरू तोढून अमीत 
टाक्तितील. ८ बहुत राष्ट्रातील लोक या नगराजवळून 
जातील; ते एकमेकांस म्हणतील कीं. परमेश्वराने या 
मोठ्या नगराचें असें कां केळे? ९ तेव्हां ते उत्तर देतील 
'कीं त्यांनी ' आपला देव परमेश्वर याचा करार मोडिला 
व अन्य देवांस भजूत त्यांची सेवा केली म्हणून. 

१० मतासाठी र्ई॑ नका, त्याकरितां शोक करूं नका; 
तर देशांतर करणाऱ्यासाठी आक्रोश करा; . कारण 
तो. परत येथार नाहीं, त्याला त्याच्या अन्मभूमीचें 
पुनः दशशेन होणार नाहीं. ११ यहूदाचा राजा योशीया 
याचा पुत्र शल्द्वेम हा आपला बाप योज्षीया याच्या जागीं 


राजा होऊन, या ठिकाणाहून गेला त्याजविषयीं. परमेश्वर । १ 


म्हणतो, तो येथें कधी परत येणार नाहीं; १२ तर 
जेथें त्याला बंदिवान कलन नेलें आहे तेथेंच तो मरेल; 
या देशाचें दर्शन त्याला पुनः होणार नाईीं 

$३ जो आपटे धर अधर्मारने बांधितो, आपल्या 
माड्या अन्यायाने उभारितो, आपल्या शेजाऱ्याकडून 
:फुक्ंट सेवा घेतो, त्याला. वेतन. देत नाहीं, तो हाय- 
हाय करणार. १४ तो.म्हणतो, मी.आपल्यासाठीं विस्तीर्ण 
घर व लांबरंद. माच्या .बांधीन; तो त्याला बदुत खिडक्या 
पाडितो; त्यानें घरास, गंधसरूची तक्तपोद्ी केली आहे, 
हिंगुळाचा रंग दिला आहे. १५. तू गंधसरूंची शेखी 
मिरवितोस म्णून त. राजा ठरशील काय १ तुझा. बाप 
खातपीत व. घरमेन्याय करीत नसे काय ? तेव्हां त्याचें 
बरें चालळें होतें. १६ दीनदुबळ्यांचा तो न्यायनिवाडा 
करी. तेव्हां त्याचें बरें चाललें होतें. परमेश्वर म्हणतो, 
हेंच मला. जाणणें. नव्हे काय ६ १७ तरी पण केवळ 
निदोंष्यांचा रक्तपात, जुळमजबरी व. अन्याय्य घनप्राप्त 
यांकडे. तुझे. डोळे वः मन हीं छाग्लीं आहेत. १८: ह्या- 

१ यांचें नांव २.राजे २३:३० येथें यहोअहाज असें 
दिळें आहें; १ इतिहास ३:१५ ताहून पाहा. 


त्य 
यहूदाच्या राजघराण्याविषयीं परमेश्वर म्हणतो, तूं मठा 





करितां यहूदाचा राजा योशीया याचा पुत्र यहोयाकीम 
याच्याविषयीं परमेश्वर. म्हणतो, अहारे माझ्या भावा. 
अहाये * माझ्या बहिणी, असें म्हणून कोणी 
त्याजविषयीं विलाप करणार नाहींत; आहारे. मझा 
धनी, अहारे त्याची थोरवी, असें म्हणून त्याजविषयी 
कोणी विलाप करणार नाहींत. १९ गाढवाच्या मूठमाती-- 
सारखी त्याची मूठमाती. होईल; त्याचें शव यरुका- 
लेमाच्या वेशींबाहेर ओढीत नेऊन फेकून देतील. 

२० लबानोनावर चढून आक्रोश कर; बाझानांत 
हवेळ काढून रड; अबारीमाहून आरोळी कर; कारण 
तुझे सवे वल्लम भंगले आहेत. २१ तुझी सुखसोय 
असतां मी तुजबरोबर - बोललो तेव्हां तू॑ म्हणालीस, मी 
ऐकावयाची नाहीं. माझें म्हणणें ऐकू नये ही लहानपणा- 
पासून तुला खोड आहे. २२ वारा तुझ्या सवे मेंढपाळांस 


२३ अगे. ल्वानोनवासिनी, गंघसरूंवर घरटे करणाऱ्ये,, 
तुला तिडका येतील; प्रसूत होणाऱ्या क्लीप्रमार्णे तूं वेणा 
देशील तेव्हां तू कशी घापा टाकिशीळ ! २४ परमेश्वर 
म्हणतो, माझ्या जीविताची झपथ, गहूदाचा राजा: 
यहोयाकीम याचा पुत्र कोन्या माझ्या उजव्या हातांतील. 
सुद्रिकेसारखा असला तरी तेथून मी. तुला काहून: 
फेकून देईन. २७ तुझा जीव घेण्यास टपणार्‍यांच्या हाती. 
तुला ज्यांची भीति आहे त्यांच्या हातीं, -बाबेलचा राजा 
नबुखद्रेस्सर याच्या हाती, खास्द्यांच्या हाती भरी तुला 
देईन. २६ मी तुला व तुझ्या जन्म देणाऱ्या आईला 
तुमची जन्मभूमि नव्हे अश्या देशांत फेकून 
तेथें तुम्ही मराल. २७ ज्या देशांत परत येण्याची ते 
वांच्छा करितील त्यांत ते परत येणार नाहींत. २८ 
कोन्या तुच्छ फुटक्या पात्रासारखा माणूस आहे काय १ 
तो नापसंत पात्र आहे. काय ? त्याला व त्याच्या 
संतानाला माहीत नाहीं अशा देशांत त्यांस कां फेकून 
१ याचें नांव अ० २४:१ व॒१ इतिहास ३:१६ 
येथें यकोन्या आणि २. राजे २४:६, ८ येथे यहोयाखीक 


: | असें दिलें आहे. 


ट्ट 


यिमैया 


अ० २२४१२८-२३४१८ 





आहे? २९ अगे एस्वी, अगे पथ्वी, अगे एम्बी, 
परमेश्वराचे वचन ऐक. २० परमेश्वर म्हणतो, हें 
लिहून ठेवा कीं हा मनुष्य निर्वश आहे, हा मचुष्य 


आपल्या. सर्वे हयातींत उत्कर्ष पावावयाचा नाहीं; कारण 
दाविदाच्या सिंहासनावर बसून यहूदावर राज्य करण्याचें 
यश. त्याच्या वंद्यांतीळ कोणाला कधीं मिळणार नाहीं. 
१ जे मेंढपाळ माझ्या कुरणांतल्या कळपाचा 
२ ठे. नाश करितात व त्यास विखरितात ते. हाय- 
हाय करितील असें परमेश्वर म्हणतो. २ ह्यामुळें 
माझ्या लोकांस चारणाऱ्या मेंढपाळांविषयी इत्ा- 
एलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही माझा कळप 
विखरिठा आहे, त्यास हाकून लाविलें आहे, त्याचा 
समाचार घेतला नाहीं; पाहा, मी तुमच्या कमाचा अनिष्ट 
परिणाम तुम्हांवर आणून तुमचा समाचार घेईन असें 
परमेश्वर म्हणतो. ३ मीं ज्या ज्या देशांत आपला 
कळप हाकून लाविला त्या त्या देशांतून त्याचा अवद्षेष 
जमा करीन व॒ त्यांस त्यांच्या मेंढवाब्यांत परत 
आणीन, म्हणजे ते 
४ मी त्यांजवर मेंढपाळ नेमीन, ते त्यांस चारितील, 
म्हणजे ते पुढे भिणार नाहींत, . घाबरणार नाहींत 
कमी होणार नाहींत, असें परमेश्वर म्हणतो. ; 
५ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी दाविदाकरितां एक 


धार्मिक अंकुर उगववीन; तो राजा होऊन राज्य 


करील, तो सुद्ञतेर्ने वागेळ, देशांत धर्मन्याय करील, 
असे दिवस येत आहेत. ६ त्याच्या काळीं यहूदा 
सुरक्षित होईल, इस्राएह निर्भय वसेल, व जें नांव 
त्याला देतील ते हें: परमेश्वर आमची . धार्मि 
कता. ७ परमेश्वर म्हणतो, यास्तव पाहा, असे दिवस 
: येत आहेत कीं त्यांत ज्या परमेश्वराने इस्राएलवेशजांस 
मिसर देशांतून आणिलें त्याच्या जीविताची शपथ असें 
म्हणणार नाहींत; ८ तर उत्तर देशांतून व ज्या ज्या 
देशांत इत्लाएल घराण्याच्य़ा संताना हाकून लाविलें 
होतें त्यांतून ज्यानें त्यांस आणिलें त्या परमेश्वराच्या 


जीविताची शफ्य, असें म्हणतील व से. स्वतांच्या 


देशांत राहतील. 


फलद्रूप होऊन व्रुद्धि पावतील. ' 


९ संदिष्ट्यांविषयी : माझें हृदय माझ्या. ठायी भप्त 


॥ झाळें आहे; माझीं सवे हाडें थरथर - कापत आहेत; 


परमेश्वर व त्याचीं पवित्र वचनें यांमुळे मी मद्यप्यासारखां 
द्राक्षारसानें मस्त झालेल्या मनुष्यासारखा झालों ..आरहे. 
१० कारण जारकर्म्यांनी देश व्यापिला आहे; झापासुळें 
भूमि शोक करीत आहे; रानांतीळ कुरणें वाळलीं 
आहेत; लोकांची गति वाईट आहे, त्यांचा पराक्रम 
म्हटला तर अधर्म; ११ कारण संदेष्टा व याजक हे 
दोघेहि भ्र्ट आहेत; माझ्या मंदिरांत देखील मला 
त्यांचें दुष्कमे दिसून आलें आहे, असें परमेश्वर म्हणतो. 
१२ ह्यामुळे अंघारांतल्या निसरख्या जागांप्रमार्णे, 
त्यांचा मार्ग त्यांस होईल, ते ढकलले जाऊन त्यांत 
पडतील; कारणं मी त्यांच्यावर आरिष्ट, त्यांची खबर 
घेण्याचा वर्षकाळ, आणीन असें परमेश्वर म्हणतो. 
१३ शमरोनांतीलं संदेष्टयांच्या ठायीं मीं मूर्खपणा पाहिला 
आहे; त्यांनीं बालदैवताच्या नांवानें भाषणें करून माझे 
लोकं इद्माएल यांस बद्दकविळें आहे. १४ यरुलेमांतल्या. 
संदेष्ट्यांच्या ठायीहि मीं एक धोर प्रकार पाहिला आहे; 
जारकर्म करितात व लबाडीने चालतात; ते दुष्कर्म्यांचे 
हात असे दढ 'करितांत की त्यांतला कोणी आपल्या 
दुष्कर्मापासून वळत नाहीं; ते सवे मला सदोमासारखे झाले 
आहेत, व त्याचे रहिवासी गमोरासारखे झाळे आहेत... 
१५ याकरितां”: सेनाधीश परमेश्वर संदेष्ट्यांविषयीं 
ग्दणतो, पाहा, मी त्यांस खरावग्रास कहूदवंणा व प्यावयास 
विष. देईन, कारण येरुदालेमाच्या संदेष्यांपासून अधमे 
निघून देंाभर_ पसरला आहे. १६ सेनाधीश परमेश्वर 
म्हणतो, तुम्हांस संदेश देणाऱ्या संदेष्ट्यांची वचनें ऐकूं. 
नका, ते तुम्हांला फसवितात; ते आपल्याच मनाप्रमार्णे 
दृष्टांत सांगतात, परमेश्वराच्या मुखांतला सांगत '-नाहींतं. 
१७ मला तुच्छ भानणाऱ्यांस ते म्हणत राहतात कीं 
परमेश्वर बोलला आहे: तुम्हांस शांति प्राप्त होईल; 
आपल्या अंतःकरणाच्या . हद्दप्रमा्णे चालणाऱ्या सर्वास 
ते म्हणतात कीं तुम्हांवर कांही आरिष्ट येणार नाहीं. 
१८. कारण त्यांच्यापैकी परमेश्वराचा शब्द, ओळखणारा 
व॒ ऐकणारा असा त्यांच्या मंत्रिमंडळांत कोण होता ६ 


८०९ 


अ० र्ड ८-दछः 
_ वचनाकडे लक्ष देऊन तें कोणीं ऐकळें १ 
१९. पाहा; परमेश्वसपासून 'त्याचें 'कोधड्म तुफान सुटले 
आहे; गरवर फिरणारी वावटळ दुष्टांच्या डोकयावर 
आदळेल. २० प्ररमेश्रर आपलें. कार्य: करीपर्यंत, आपला 
मनोदय पूर्ण. करीपर्यंत, त्याचां . संताप फिरावयाचा 
नाहीं; पुढीळ काळीं तुम्हांला हें चांगलें. समजेल. २१ मीं 
ह्या: संदेष्ट्यांस -पाठविलें नाहीं तरी ते: धांवत :सुटळे; . 
मी त्यांजबरोबर बोलों. नाहीं तरी त्यांनीं संदेश दिल्या; . 
२२ पण. ते. माझ्या. मंत्रिमंडळांत :-असते तर त्यांनी 
माझीं वचनें; माझ्या लोकांस विदित :केलीं असती आणि 
त्यास त्यांच्या दुर. मार्गातून -व : त्यांच्या कर्पाच्या दुषते- . 
पासून फिरविले. असतें. ; २३. परमेश्वर. म्हणतो, मी 
जचळचा मात्र देव आहे आणि... दूरचा देव नव्हे काय 2 | 
२४. परमेश्वर म्हणतो, माझ्या : दृ्टीस- पदणार- नाहीं 
अशा गुप्त - स्वळी कोणास :लपतो येईल काय १ मी | 
आकाश . व :भ्रथ्वी व्यापून राहत :-नाद्दी काय £ असें । 
परमेश्वर म्हणतो. २५. मी स्वप्न प्राहिळें आहे, स्वप , 
पाहिलें. आहे; “असें. . म्हणून, -.माझ्या:.. नांवानें - असत्य 
संदेश. देतात; ते. संदेष्टे काय: बोलतात. तें, मीं. ऐकळें : 
आहे... :२६:-माझ्या. नांवाने>असत्य :.संदेश देणारे: ते . 
संदेष्टे :,आपरत्द्रा:.. मर्चांतळें, कपट. संद्रेदारूपार्ने. कथन | 
करितात, हें: कोठबर:. चालणार 2. २७ :त्यांचे श्रूवेज . 
चालदेचतायुळें सक्षे:::नाम:< विसरले, 'तर्से,तते आपलीं 
स्वें.. एकमेकांस - :सांगून: : माझ्या...:ज्ोकांस::माझें ::नमम 
बविसरावयाक:::लाविंतील:' अन्ञी:-:त्यांची,: कल्पना: आहे. 
२८. कोणा. संदेष्ट्यानें स्वप .पाहिळें-असेळ.. तर तरे-तो : 
कथन करो; माझें वचन. कोणाजवळ:असेल. तर संत्याठा । 
स्मरून तो तें: माझें वचन सांग्रो, गव्हापुढें. पेंढा तो : 
काय १ असें परमेश्वर . म्हणतो. -२९ . परमेश्वर . म्हणतों 
माझें वचन अग्नीसारखें, खडकाला. फोडून तुकडेतुकडे 
करणाऱ्या हातोब्यासारखें. नव्हे काय १ 


३० ह्यामुळें. पाहा, जे संदेषे एकमेकांपासून  माझीं । 
वचनें चोरून. घेतात त्यांच्याविरुद्ध -मी आहें. ३१ पाहा, | 
जे. आपली जीभ चालवून म्हणतात कीं हे. देवाचें. वचन : 
आहे, 'त्यांच्याविरुद मी. आहे; असें परमेश्वर म्हणतो, : 





- ८१५ 





२२ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, जे संदेटे खोटी स्वर्भे 
संदेश म्हणून सांगतात त्यांच्याविरुद्ध मी आहें; ते 


माझ्या लोकांस आपल्या लबाडीने व आपल्या अमर्याद 


भाषणाने बहकवितात; मीं तर त्यांस पाठविळें नाहीं व 
आज्ञापिलेंहि नाहीं; ते या लोकांचें बिलकूल हित करीत 
नाहींत, असें परमेश्वर म्हणतो. ३३ जेव्हां हे ठोक, अगर 
"एकादा संदेष्टा किंवा याजक तुला. विचारील कीं परमे- 
श्वराचें भारी वचन काय आहे १. तेव्हां त्यांस म्हण, 
तुम्ही . भारी. आहां आणि. मीच तुम्हांस टाकून देईन 
असें पस्मेश्वर म्हणतो. ३४ कोणी संदेश, याजक किंवा 
लोकांतला कोणी, परमेश्वराचे. भारी वचन, हे शब्द 
उ्यारील तर. मी त्या माणसाला व त्याच्या 
घराण्याला. शिक्षा करीन.. ३७ तर तुम्हांपैकी. एकाने 
आपल्या .शेजाऱयाला व आपल्या बांधवाला म्हणावें, 
परमेश्वराने. ..काय . उत्तर :-केळें १ परमेश्वर काय 
बोलला १ : ३६ - तुम्ही यापुढें, . परमेश्वराचे भारी 
बचन, असें. म्हणू नये, कारण प्रत्येकाचें वचन त्याला 


१ स्वतांठा. भारी आहे; तुम्ही. तर जीवंत देवार्ची, 


सेनांधीद्य परमेश्वर आमचा. देव . याचीं, वचनें विपरीत 
केलीं.आहेत. ३७ तूं संदेष््याला विचार .कीँं परमेश्वराने 
तुला काय उत्तर... दिलें. £ परमेश्वर काय बोलला ६ 
३४ तरी पण . परमेश्वराचे. भारी वचन असेंच तुम्ही 
ब्रोळत राहाळ तर, परमेश्वर म्हणतो, ज्या :अर्थी तुम्ही 
परमेश्वराचे भारी वचक्तः हे शब्द बोलत राहतां.व तुम्ही, 


। परसेश्वराचें.: भारी. बचन,. हे. शब्द बोळे नका! म्हणून 


मीं तुम्हांस सांगून पाठविलें, ३९. त्या अर्थी पाहा, मी 
तुम्हांदा अगदीं. विसरेन, . मी तुम्हांस. आणि जें ..नगर 
तुम्हांस व तुमच्या पूर्वेजांस दिलें त्यांस माझ्या नजरे- 


। समोरून झुगारून देईन; ४० आणि तुम्हांस सव्रेकाळचा 


कलंक लावीन; जिचा . कधीं बिसर पडणार नाही 


1 अशी तुमची सतत..अप्रतिष्ठा करीन. 


१ र्‍यंहोयांकौम याचा-युत्र यकोन्या. जो यहूदा- 
०२९७ चा राजा त्यास वःबहूदाचे सरदार, कारागीर व 
लोहार यांस नबुखद्रेस्सराने धरून यरुशलेमांतून 


अ० २४५:१-२५१३ 





बाराच्या अंजिरांसारखे फार चांगठे अंजीर होते; दुसऱ्या 
टोफ्ठींत फार वाहैट अंजीर होते, एवढे कीं ते खावया: 
जोगे नव्हते. ३ परमेश्वर मला म्हणाला, यिर्मया, तुला 
काय दिसतें £ मी म्हणालो, अंजीर; चांगळे ते फार 
ऱचांगळे आहेत आणि वाहेट ते फार वाहेट आहेत, एवढे 
कीं ते. खांवयाजोगे नाहींत. ४ मग परमेश्वराचे वचन 
-मला' प्राप्त झाळें कीं ५ . इक्लाएलाचा देव परमेश्वर 
म्हणतो, या ठिकाणाहून यंहूदाचे बंदिवान केलेले जे 
-लोक मीं खात्यांच्या देशी पाठविळे आहेत त्यांस या 
चांगल्या अंजिरांप्रमाणे मी समजेन. ६ मी त्यांजवर 
कृपादृष्टि करीन; आणि त्यांस या देशीं वरत आणीन 


. ८ परमेश्वर 


ऱ्त्याचे सरदार, आणि या देशांत राहिलेळे व फिसर 
देशांत बस्ती करून राहिलेले : यरुशलळिमाचे अवशिष्ट 
लोक यांचें मी करीन; ९. लांचे: बाईट होईल; पथ्वी- 
वरल्या सवे राष्ट्रांना .दहृशत. पोहंचेळ असें मी त्यांचें 
करीन; आणि जेथें मी त्यांस हाकून देईन तेथें ते 
अपशब्द व लोकमंवाद्, निंदा. व शाप यांचे विषय 
होंतीळ; १० आणि मो. त्यांच्यामध्यें तरवार, दुष्काळ 
व मरी पाठवीन, अशी कीं जो देहा मीं त्यांस व त्यांच्या 
पूवेजांस दिल त्यांतून त्यांचा नायनाट होईल युज 


: १ यहूदाचा रांजा योशीयाचा पुत्र यहोया- 
२५ कीमं याच्या कारकीर्दीच्या . चौथ्या वर्षी, म्हणजें 
बाबेलचा रांजा नबुखद्रेस्संर याच्या: कारकीदीच्या 
शहिल्या वर्षी यहूदाच्या सर्व लोकांविषयी यिर्गयांला 


कंस्णार ... नाहीं. 





जें वचन प्रांत झालें ते हॅ: २ यिर्मया -संदेष्यानें -यहु- 
दाचे सवे लोक व सवे यरुशलेमनिवांसी यांखःस्तांगितळें 
कीं २३ यहूदाचा. राजा आमोनाचा :पुत्र-योशीया याच्या 
कारकीदीच्या तेराव्या वषीपासून* झाजवरःतेवीस . वर्षे . 
परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त. होत असून: तें मी तुव्दांस 

सांगत आलों, मोठ्या निकडीनें*-सांगत. आलो; : तरी - 
तुम्ही ते ऐकलें नाही: ४ परमेश्वर आपले सर्वे सेवक जे 
संदेटे त्यांस तुम्हांकडे पाठवीत आला, मोठ्या निकडीनें 
पाठवीत आळा; तरी तुम्ही ऐकले . नाही, आपला 
कान लाविला नाहीं. ५ ते म्हणाळे, तुम्ही. सगळे आपल्या 
कुमार्गापासून, आपल्या कर्माच्या दुष्टतेपासून फिरा; 

परमेश्वराने तुम्हांस व तुमच्या पूवेजांस जो देश 

युगानुयुगे दिला आहे त्यांत तुम्ही राहाल; ६ : अन्य 
देवांची सेवा करण्यास व त्यांचें भजनंपूजन करण्यास 
त्यांच्यामागे जाऊं नका; म्हणजे तुम्ही. आपल्या हातच्या 

कृतीने: मॅला संताप आणणार नाहीं व. मी तुमचें वाईट 
3» <तरी . आपल्या. हातच्या कृतीने 
मत्र, संताप. आणून आपे नुकसान करून घ्यावें म्हणून 
सेनाधीश परमेश्वर . म्हणतो, तुम्हीं: माझी: वचने ऐकली 
नाहींत, ९. म्हणून पाहा, मी. उत्तरेकडील: सर्धे राया व. 
माझा सेवक कनेलचा राजा. नबुखद्रेस्संर्‌ याला-.बोळावून 
आणितों, असें. :परमेश्वर म्हणतो; त्यांस या.. देशांवर, 

त्यांतील रहिबाड्यांवर---आंणि.- आसपासच्या या सवे 
राष्ट्रांर आणितों;.- मी त्यांचा- अगदीं नादा: करून तीं 

विस्मयॉसं व उपंहासास पात्र आणि कायमची . उजाड 

करीन. १० त्यांमधून आनंदाचा व ठउद्डासाचा . शब्द, 

नवर्‍याचा: .व. नवरीचा शब्द, जात्याचा आवाज व 

दिव्याचा प्रकाश हीं नाहींतशीं करीन; ११ हा सगळा देदा 
वैराण :-आणि वित्मयाला कारण होईल; ' आणि ही राष्ट्रे 


प सत्तर वर्षे. बाबेलच्या राजांचेंःदास्य करितीळ. १२ तथापि 


संततेर वर्षे : भरल्यावर अर्से. होईल. कीं बाबेलचा राजा, 
तेथील लोकं वं खीस्थांचा देश यॉसे त्यांच्या 'दुष्कमोचें 


- प्रॅतिफिळं- मो. देईरने व तो. देश : कायमचा :ओसाड॑ करीन, 


असें परमेश्वर म्हणतो. १३ मी त्या देशाविषयी औं 


८११ 


अ« २५;१३-३८ : विसेक . 













. बोललो आहे; आणि संवे राष्ट्राविषयी गिर्मयानें. या 
संदेदाम्रंथांत जें लिहुन ठेविलें. आहे त्याप्रमाणें सर्व कांहीं 
त्या -देशांवर-आणीन;- १४. त्य़ांच्याकडूनहिःअनेक राष्ट्रच 
थोर राजे :दास्यंरकरवून--घेतील; मी. त्यांच्या कृतींप्रमाणे 
बः:.त्यांच्या - हातच्या. कमांप्रमाणें त्यांस: प्रतिफळ देईन. 
5१५. परमेश्व;  इत्लोएलाचा देव, मला. म्हणाला कीं. 
माझ्या . हातून “शंतापरूपः द्राक्षारसाचा हा पेला घे व 
ज्या. सवे राष्ट्रांकडे :मी. तुला: पाठवितो त्यांस तो पाज; 
१६ महणजे ते तों पिंतील, आणि त्यांच्यामध्यें मी 


ते तुह्या हातत तो पेळा घेऊन पिण्यास अमान्य झाळे 
तर. त्यांस सांग, सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, तुम्दांला- तो 
प्यावाः- लागेलच. २९ कारण पाहा, ज्या नगराला मीं 
आपलें नाम दिलें आहे त्यावरहि. मी. अनिष्ट आणितों 
तर तुम्ही अगदीं शिक्षेवांचून राहाल काय .१ तुझ्हदांस 
दिक्षा झाल्यावांचून राहणार. नाहीं, कारण ..शृथ्वीच्या | 
सवे रहिवाश्यांस मारण्यासाठी मी - तरवार बोलावीत आहें, 
असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. ३० यास्तव तू त्यांस 
ह्या. सवे. रचनांचा संदेश सांग;. त्यांस असें सांग कीं 
परमेश्वर उच्चंस्थलावरून गर्जना - करील; तो.. आपल्या 
पवित्र. निवासांतून शब्द उच्चारीड; तो.. आपल्या कळपा- 
कर गर्जना करील; दा््षें तुजबिणाऱ्यांप्रमाणें तो एभ्वीच्या 
: | सवे... र॒हिवाऱ्यांविरुदध-, आरोळी. करील. ३१ पृथ्बीच्या 
"अमर्णि | दिगंतापर्मत :हा “गोंगाट . पोहंचला,,..आहे;...कारण मी 
एनिषंयः | प्रमेश्वर :सष्ट्रांशी.,... प्रतिवाद) ..करीत.. आहें;.. मी. सर्वे 
त्यांची: तक्षी. | माच्ंजातीब्नरोडर “वाद . :दाठीत ...आहे,... ब दुष्ांस 
ज्याने | तरवारीच्या :»त्वाध्रीन "क्ररीत्:...आहे , असें. - परमेश्वर 
शवे मिश्रीःजातींस;-ऊत्त देजांतीळ संब. राजांशःआणि | . . ३२ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, पाहा राष्ट्रराष्ट्रातून 
पल्टी देशांतीतऑअदकळोन, गज्या; एक्रोनं -ब अत्दोदाचें | अनिष्ट फिरत आहे, एथ्वीच्या 'अति दूरच्या प्रदेशांतून 
भक्ष यांच्या-!सबे.. राजांस, !:२१: सदोम, - मवानः | मोठे तुफान: उळूवेल. ३३ त्या दिवशी परमेश्वराने संहा- 
ब.::अम्मोनी ',लोक मांस, ::>२ सोर -व-सीव्षेन । रिळेळे, ' पृथ्वीच्या. या ठोकीपासून . त्या टोकापर्यंत पडून 
य्रचे..> सर्व. ' राजे ::धः:'समुद्रापळीकंडील- ': देशींचे । राहतीळ; त्यांकरितां. कोणी शोक करणार नाहीं, त्यांस 
राजे यांस, > २३ 'श्तेमा£: बूज व केसांची । कोणी उचलणार::नाहीं, पुरणार नाही; ते. भूमीला खत 
चोंच?' काढणोरे'. या . सर्वास; २४ अहबेत्तानांतले ' सर्व | होतील. :. ३२४ मेंढपाळहो,: ..ज्ञायहाय . करा, ओरड; 
संजे व': जांनांत 'वसर्णाऱ्या: सर्नेः“मिश्न जातींचे सवे | कुळांचे . प्रमुखहो, राखेत लोळा; कारण तुमच्या 
राजे- यांस, “२५: जिश्री, “ एलांमः-ब. मेदी. यांच्या .| वधांचे दिवस भरले आहेत; .मोल्तान..भांडें पडून- भंमतें 
सर्वे . सजांस,* २६- परस्परांपासून: वूर -.. व: :जवळ | तसें.; तुम्ही. पडाल; -अशी-;मी छुमची-:दाणादाण . करीन. 
असलेले “उत्तरेकडचे.- संवे "खजे : वः :याः---मूतझांवर |. ३५;मेंढपाळांस .पळावयाला; मार्ग राहणार .नाहीं, कळ्पांचे 
असलेली पृथ्बीवरची-संवे. सर्ज्ये, यांस ती पेला:पाजिला | प्रमुख निभावणार- नाहींत: २६ मेंढपाळांची आरोळी 
यांच्यामागून 'शेशखेचा : राजाहिः तो “पिडरेळ. २७ सेना- | ऐका !. कळपाच्या प्रमुखांची हायहाय ऐका ! कारण 
धीश परमेश्वर, “इस्राएलचा :-देव.. म्हणतो, तूं. लस | परमेश्वर त्यांचें कुरणे उद्ध्वस्त करीत. भाहे. २५७ परमे 
सांग, मी 'तुम्हांमध्ये तरवार :प्राठवितों म्हणून प्या, | श्वराच्या -संतत्त.. कोघामुळें. शांतिमय कुरणें . सामसूम 
मस्त _ व्हा, वांति. करा, पडा, -पुनः उठू नका, २८ जर | झालीं आहेत. ३८ तड सिंहाप्रमाणें त्यानें आपली 
"-_ १.अथवाः बाबेलचा ( ५१:४१ पाहा): | जाळी _सोडिली आहे; हेश देणाऱ्या तरवारीने 
घेरे 





यिमेंया 


. अर २५३८-६२ 





त्याच्या क्रोधाच्या -संतापानें .. त्यांचा. देश उजाड 
झालो आहे. टा 
“:: '>.. ६ यहूदाचा राजा योजीयाचा पुत्र यहोथा- 
८ कीम याच्या कारकीर्दीच्या आरंभीं उरणेकरेपाी 
हे. वचन प्रांत झालें परमेश्वर 

बरमेश्वराच्या मंदिराच्या अंगणांतं उंभा. राहा, व यहूदा 
च्या. सवे नगरांतून जे परमेश्वराच्या मंदिरांत भजन- 
थूंजन करण्यास येतात त्यांस जे शब्द बोलण्याची मीं. तुला 
आज्ञा'केली आहे ते. सवे त्यांस सांग, एक शब्दहि गाळू 
नको. २ न जाणो ते. कदाचित ऐकतील व त्यांतला प्रत्येक 
जण आपल्या कुमागोपासूंन फिरेळ, म्हणजे मग त्यांच्या 
कृतींच्या दुष्टतेमुळें त्यांजवर जें अनिष्ट आणण्याचे मीं 
योजिळें आहे त्याविषयी मेला अनुताषं होईल. '४ त्यांस 
सांग की परमेश्वर: आहते. म्हणलो, तुम्ही मार्शे ऐकणार 
नाहीं, .. भी तुम्दांपुढे ठेविळेल्या : नियमांप्रमाणे तुम्ही 
चालणार. नाह्वी, '५ माझे. सेवक - जे .संदेषे त्यांस. मीं 
सुम्दी ऐकळे नाही; त्यांची. वचने भ्राता तुम्ही 
ऐकणार नाहीं; ६ तर मी हॅ: मंदिर . किलोसारखें 
करीन, आणि हे नगर एथ्बीवरील सर्वे राष्ट्रांना 
झापमूलक . करीन. ७ हीं वचनें : परमेश्वराच्या 
मंदिरांत यिर्मयाळा बोलतांना याजकांनी', संदेष्ट्यांनी व 
सवे ' छोकांनीं . ऐकटें. ८ ती.-बैचर्ले : सर्व लोकांना कळ- 
चावी. म्हणून यिर्ममास परमेश्वराने भषांगितठें होतें; तीं 
सवे त्यानें बोलण्याचीं संपविल्यावर याजकांनी,- संदेष्ट्यांनीं 
च सवे लोकांनीं यिमेयास पकहृन म्हटलें, तूं मेठाच 


थाहिजेस. ९ हें मंदिरे बलोप्रमाणें होईल व हें नगर 


उजाढ व ..नि्जेन होहेल असा संदेद..दू. परमेश्वराच्या 
नामाने काँ दिला मग सर्वे. छोक परमेश्वराच्या 
मंदिरांत यिमैयाच्या मोवतीं जमळे:. - : 

१० हें. ऐकल्यावर यहूदाचे सरदार.. राजग्हांतून 
परमेश्वराच्या मंदिरांत आळे व परमेश्वराच्या. मंदिराच्या 


मरणदंडास पात्र आहे, कारण ग्रा नगसंबिरुदध यानें 
संदेश दिला तो. तुम्ही आपल्या: कानांनी - ऐकलाः-आहे. 
५१३ मग विर्मया:सवे सरदारांले<व सर्वे-ठोकीस "म्हणाले, 
जीं; संदेशवचनें . तुम्ही ऐकल: ती. सेर ऱ्या (मेद्टि- 
विरूदध॑ व या नेंगराविस्द सांगावी 'म्हणून' परसेंत्रकये 
महा>्याठविलें. १३ योस्तव आता तुमही. आपले भागे. य 
आपलीं कर्मे सुधारा, परमेश्वर तुमचा देव याची वाणी 
तुम्ही ऐका, म्हणजे. तुम्हांवर जें अरिष्ट आणीन असें 
परमेश्वर बोलला त्याविषयी त्यास अनुताप होईल. 
१४ माझ्याविषयी म्हणाल तर पाहा, मी तुमच्या हातीं 
आहें; तुम्हांला बरें व नीट दिसेल तसें .मार्झे . करा; 
१५: एवढें मात्र. परके समजा कीं तुम्ही मला जिवें 
माराल तर 'तुम्ही :आपणांवर,,. ह्या .नगरावर व . य़ांतीळ 
रहिवाऱ्यांवर निर्दोष रक्त पाडिल्याचा दोष आणाल; 
कार्य: वास्तविक .हीं. सवे वचनें. तुमच्या. कानीं पडावी 
स्दण्रठ, परमेश्वराने. :मला : तुम्दांकडे पाठविठें.. आहे. 
१६'तेव्हा.सरदार- व सवे जोक याजकांस ब. संदेट्यांस 
स्दणाळे, :दा मनुष्य -: मरणर्दंडास पात्र: नाहीं; कारणे 
परमेश्वर. :-आमचा द्वेव याच्या नामाने तो .आम्हांबरोबर 
बोलला आहे. १:७.श्रावर देशांतळे कांडी वडील उठून- सर्वे 





समाजनांस. . म्हणळे, १८ यहूदाचा . राजा . हिज्कीया 


यांच्या काळी :मीस्र.. मोरष्टकर यानें संदेश . दिला; तो 
यहूदाच्या सर्वे. लोकांस... म्दणाळा, .सेनाधीशा& परमेश्वर 
म्हणतो, सीयोन :-दोताप्रमारणे - नांगरितील, , यरुझळेग्र 
ढिगार. होईल .व. -मंदिराचा पर्वत जंगलाने. भरुळेळा 
उंचवटा होडेळ, १९ यहूदाचा राजा हिज्कीया व.सरवे. 
यहूदा यांनीं त्याळा. ठार केळे काय १ त्यानें. परमेश्वराचे 

धरून परमेश्वराचा प्रसाद मागितला नाहीं: काय़ £ 
त्यांजवर अरिष्ट आणीन असें परमेश्वराने म्दटलें . हेते 
त्याविषयी त्याला अनुताप: झाला: तर मग अशार्ने आपण 
आपल्या जिवांची मोठी हानि करीत आहों. २०८. परमे- 
श्वरांच्या नामाने संदेश. सांगणारा असाच आणखी एक 
मनुष्य होता, त्याचें नांव उरीया; हा. कीयीथ-यारीमकर 


नवीन द्वाराच्या . देवडींत बसले. ११. तेव्हां याजक व | शमाया्वा पुत्र; त्यानें यिर्मयानें सांगितळेल्या सर्वे बचनां- 


संदेटे सरदारांस व. सर्व. लोकांस म्हणाळे, हा मनुष्य 


८१३ 


अ० २९:२०-२७:१८- 


_ अ'नगराविरदध व या. देशाविरुद्ध. संदेश दिला; 
२१-यहोयाक्रीम राजा, त्याचे:सवे वीर व्र सवे सरदार 
-यांनीं. त्याचीं वचतें . ऐकलीं.- तेव्हां राजाने ह्यास 
मारावयास. पाहिले; तों उरीया हें ऐकून भ्याला --वः पळून 
मित्तर: देशांत , गेला.. 1९३२. मग यदोयाकीमनाने. मिसर 
देशांत. माणसे पाठविठीं; त्यानें -अस्कयोसचा पुत्र एलना 
थान. योच्यांबरोषर कांहीं -मारणेसें. देऊन. त्यास मिसर 





देशांत पाठविले. २३ . त्यांनी उरीयाला भिसर देशांतून 


धरून आणिळें व यहोयाकीम राजाकडे - नेले; राजानें 
त्याठा तरवारीने ठार करून त्याचें शव साधारण लोकांच्या 
कबरेंत. टाकून. दिलें. २४  शाफानांचा प्रुत्र अहीकाम 
याचें यिर्मयाला. पाठबळ... होते, म्हणून तो लोकांच्या 


हातीं लागला नादीं, व त्यांनीं त्याला . ठार मारिले नाही.. 
. | देह्यांत वस्ती करितीठ, असें परमेश्वर म्हणतो. 


>. 4व्यहृदाचा राजा योशीयाचा पुत्र सिंदकीया 
२ए७दाच्या कारकीर्दीच्या आरमी यिर्मयाला 

परमेश्वराचे दे. वचन प्राप्त झालें: २ परमेश्वर 
मला म्हणाला, त. आपणांसाठी बंधने व जू तयार- कून 
आपल्या मानेवर ठेव; ३ आणि तीं यहूदाचा राजा 
सिदकीया याजकडे यरदालेमास जे जासूद आळे. आहेत 
त्यांच्या हृर्स्ते अदोमाचा राजा, . मंवाबाचा राजा, 
' अम्मोन्यांचा राजा, सोराचा राजा आणि सीदोनाचा राजा 


यांच्याकडे पाठीव; ४ आणि त्यांना त्यांच्या धन्यांकडे | 


असा निरोप- देळन पाठीव कीं सेनाधीश्य परमेश्वर, 
इद्लाएलाचा देव म्हणतो, तुम्ही आपल्या थन्यांस हें 
सांगा, ५ मीं आपल्या महाशक्तीने, आपे बाहु उभारून 
, शृस्वी आणि पृथ्वीच्या पाठीवर असलेलीं मनुष्ये ब पु 
यांस निर्माणं केळें आहे, व मला नीट दिसेल त्यांस तीं मी 
देतों. ६ आतां हे सवे देद्य मी. आपला सेवक बाबेलचा 
राजा नबुखद्रेस्सर याच्या हातीं. दिळे आहेत; त्याची 
सेवाचाकरी करण्यास वनातील पशुहि मीं त्याला दिले 
आहेत. ७ सवे राष्ट्रें त्याची सेवा करितील, त्याच्या 
पुत्रपौत्नांचीहिं सेवा - करितील; मग त्याच्या 
देशाची - नेळ येईल तेव्हां बहुत राष्ट्रं व गोरे. राजे 
त्याजकडून सेवा करवून घेती. ८ बाबेड्वो राजा 











नबुखद्रेस्सर याची सेवा : जें. ,राषट्र॒ व राज्य करणार 
नाहीं. आणि बाबेलच्या राजाच्या जोखडाला मान 
देणार नाहीं, अशा राष्ट्राचा त्याच्या हातन मी अंत 
करीपर्यंत तरवार, दुष्काळ .आणि.मरी . यांनीं मी समा- 


-चार -भेईन. ,:*. तुमचे संदेष्टे:-तुमचे देवक, तुमचे स्वम- 


द्रष्टे, तुमचें मांत्रिक व तुमचे. : जादूटोणा - करणारे तुम्हांस 
म्हणतात. कीं. बाबेलच्या राजाची सेवा करूं नका; त्यांचें 
तुम्ही ऐकू नका; १० कारण समी तुम्हांस तुमच्या 
देशांतून घालवावे, तुम्हांस हाकून लावावें व तुम्ही नष्ट. 
व्हावे म्हणून ते तुम्हांस खोटा. संदेश देतात. 
११ तथापि. जे कोणी बाबेलच्या राजाच्या जोखडालाः 
आपली मान देतील व त्याची सेवा करितील त्यांस मीः 
त्यांच्याच देशांत राहूं देईन; ते शेतकी करितील व. 


१२ ग्रा सवे वचनांप्रमाणे यहूदाचा राजा सिद्कीयाः 
यास मी म्हणालो कीं बाबेलच्या राजाच्या जोखढाला 
आपली मान द्या, त्याची वः. त्याच्या लोकांची सेवा 
करां म्हणजे तुम्ही जगाल. १३. अें राष्ट्र बाबेलच्या 
राजाची सेवा करणार नाहीं त्याविषयी परमेश्वराते 
सांगितले आहे कीं तरवार, दुष्काळ आणि मरी यांनीं ते 
मरेल, त्याप्रमाणें तूं व तुझे लोक कां मरतां £ १४ जे 


करच बाबेल्हून परत आणण्यांत येतील त्यांचें हें बोलणें 
ऐकू नका; कारण ते तुम्हांस खोटा संदेश देतात. 
१७ त्मांचें ऐकू नका; बाबेलच्या राजाची सेवा 
करून आपला जीव वांचवा; या नगराची नासाढी काँ 
व्हावी £ १८. ते. जर. संदेटे. असळे व परमे- 


- 4१४ 





श्वराक्ते5 वचन त्यांच्याजवळ असलें तर . परमेश्वराच्या 
मंदिरतत, . यहूदाच्या राजग्रहांत व. यरुदाठेमांत जीं पात्रें 


उस्लीं. आहेत ती बाबेलास “जाऊं नयेत अशी त्यांनीं 


-- सेन्राधीहा& परमेश्वराकडे विनंती. करून... पाहाकीः 
१२९ गंगाळसागर, स्तंभ, गंगाळाच्या बैठकी व . इलर£ पात्रें 
याः नगरांत उरलीं. होतीं त्यांविषयी 'सेंनाधीश परमेश्वर 
.. याप्रमाणें :' म्दणतो;. २० बाबेलचा राजा. नवु्ेः 
द्रेस्सर:- याने: यहूदाचा राजा यहोयाकीमाचा पुण 


यकन्या यास यहूदा व यक्छालेम. यांतील - सर्वे .सरदारां> 


सह ' पकडून यरुशलेमांतून आबेलास ' नेलें तेव्हां 
त्यानें पात्रें नेलीं नव्हतीं; २१ हीं जीं पात्रें परमेश्वराच्या 
मंदिरांत, यहूदाच्या राजग्रहॉंत व यस्शलेमांत राहिली 
होतीं त्यांविषयी. सेनाधीशा परमेश्वर, इख्राएलाचा देव 
म्हणतो कीं २२ तीं बाबेलास नेण्यांत: येतील व मी त्यांची 
समाचार घेईपर्यंत तीं तेथेंच राहतील; मग मी तीं तेथून 
घेऊन - या स्थलीं .परत आणीन असें. परमेश्वर म्हणतो. 
- _१ नंतर असें झालें कीं त्याच वर्षी यहूदाचा 
९१८ राजा सिदकौीया याच्या कारकीर्दीच्या आरंभी 
__ >: खौथ्या वर्षांच्या पांचव्या महिन्यांत गिबोनकर 
. संदेष्टा हनन्या बिन अज्जूर ह्यानें परमेश्वराच्या मंदिरांत 


याजकांसमोर व. सवे ' लोकांसमोर मला असें सांगितर्ले 


कीं. २ सेनाधीश परमेश्वर इेख्याएलाचा देव असें म्हणतो, 


मीं बाबेलच्या राजाचें जूं मोडून टाकिले आहे. ३ बाबेलचा 
राजा नबुखद्रेस्सर यानें परमेश्वराच्या मंदिरांतंलीं : जी 


पात्रें या स्थलांतून घेऊन बाबेलास नेलीं ती सवे दोन 
वर्षांच्या आंत मी य़ा स्थळीं परत आणीन; ४ यहूदाचा 
राजा यकन्या जिन यहोयाकीम व बाबजेलास पकडून 
नेळेळे यहूदाचे सवे लोक यांस मी या 
ठिकाणीं परत आणीन, असें परमेश्वर म्हणतो 
कारण मी बाबेलच्या राजाचें जू मोडून टाकीन, 
५ तेव्हां जे याजक व जे सर्च लोक परमेश्वराच्या 
मंदिरांत उभे होते त्यांच्यासमध्त यिर्मया संदे 
हनन्या संदेष्यास म्हणाला, ६ आमेन, परमेश्वर 
असें करो ! परमेश्वराच्या मंदिरांतलीं पात्रे व बंदिवासां- 
तळे सवे लोक बाबेलाहून या स्थळीं परत आणण्या- 

विषयी जॉ वचने तू. संदेशर्पाने सांगितली 





कानीं व सर्वे लोकांच्या 
* ८ माझ्या व तुझ्यापूर्वा जे संदेश प्राचीम”काळांपासून 





अ० 'र%१८-२९५१ 


त्याप्रमाणें परमेश्वर करोः ७- साज जें चचन सी "तुझ्या 
कानीं * पोडितों * ते. ऐक. 


होऊन गेले त्यांनी, अनेक देश व. मोर्ठी : राज्ये यांवर 


' लढाई, अरिष्ठःव मरी: हीं येतील' असा त्यांविर्द' संदेश 
: दिला: ९ कोणी 'संकेश शांतीचा-संदेज्ञे देतोःतेव्हाः त्या 
- संदेश्याचें बंचने* प्रत्ययासं”आलें- म्णजे समजावे की 


खरोखर परमेश्वराने त्यास पाठविटें-आहे. १०तेव्ह 
हनन्या संदेष्ट्यानें यिर्मया संदेष्टचाच्या . मानेवर असं- 
लेळे. जोखड काहून मोडिलें; ११ आणि तो. संवे 
लोकांसमक्ष म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, याचभ्रमाणें 
बाबेलचा राजा नबुखद्रेस्सर याचें जू मी पुर्‍या दोन 
वर्षांच्या आंत सवे राष्ट्रांच्या -मानेवरू्न उतरून मोडून 
टाकीन. मग यिर्मया संदेश आपल्या वाटेने गेळा.-  .. 
१२ यिर्मया संदेष्याच्या मानेवरून जोखड काढून 
हनन्या. संदेष्ट्याने मोडिल्यावर यिर्मयाला परमेश्वराचे 
वचन प्राप्त झालें तें असे: १२ जा, हनन्याला सांग कीं 
परमेश्वर म्हणतो, तूं. लाकडी जोखडें मोडून टाकिलीं 
पण. त्यांच्याऐवजी लोखंडी -जोखडे' मी करीने. 


- १४ कारण' सेनाधीछ - परमेश्वर इस्वाएलाचा देव म्हणतो, 


या.सवे राष्ट्रांनीं.बाबेलचा राजा  नबुखद्रेस्सर याची सेवा 
करावी म्हणून मीं. त्यांच्या मानेवर लोखंडी. जूं ठेविले 
आहे; त्यांस त्यांची सेवा करावी लागेल; मीं त्यास वनांतले 
पश्चुहि दिळे आहेत. १५-:मग यिर्मया संदेष्टा हनन्या 
संदेष््याला म्हणाला, हनन्या, आतां. हे. ऐक; परमे. 
श्वरानें तुळा पाठविलें नाहीं; तूं. या लोकांस लबाडीवर 
भरंवसा ठेवावयास लाविलें; १६_ह्याकरितां परमेश्वर असें 
म्हणतो, मी तुला भुपृष्ठावरून काहून टाकीन; दू 
परमेश्वराविरूद्ध फितुरीचें भाषण केलें या वर्षी 
तू खरोखर मरक्षील. १७ त्याप्रमाणे त्याच वर्षी 
सातव्या महिन्यांत हनन्या संदेषडा मेला 
१ मग पकडून नेलेल्या लोकांतील अवशिष्ट 
२९ वडील, याजक, संदेष्टे व जे सवे लोक नबुखदे 
स्सरानें पकडून गरुडालेमांतून बाबेलास 
नेले. होते त्या संबोस विर्भया संदेष्टयाने. यरूलेमाहून 


____१ पाठभेद ः ते करि्ीला 


८११५६ 


अ २९५१-२३ : 


यिमैया 





यत्न पाठविटे; 
यहूदाचे व यस्दालेमाचे सरदार, कारागीर व लोहार 
हे. यरुळलेमांतत. ल्यावर तें. त्याने पाठविले; 
३ ते शाफानाचा पुत्न एलासा व हिल्कीयाचा पुत्र 
ऱगमऱया यांच्या हस्तें रवाना केळे; त्यांस.- यहूदाचा राजा 
सिदकीया यानें. बाबेलचा रांजा नजुखद्वेस्सर . याजकडे 
बाबेळास . पाठविलें; त्या पत्रांतील मजकूर: असा .होता; 
४ सेनाधीश परमेश्वर, इत्लाएठाचा देव म्हणतो, ज्या 
सर्वांस मीं यरुदळेमाहून बंदिवान होऊन बाबेलास 
जावयास लावलें त्या सवे बंदिवान झाछिल्यांस मी असें 
मद्णतों: ५ तुम्दी घरें बांधून त्यांत वस्ती करा; मळे 
-लावा व त्यांची फळें खा; ६ बायका कलन पुत्र व 
कन्या यांस जन्म द्या, आपल्या पुत्रांस बायका करून 
द्या, व आपल्या कन्यांस नवरे करून द्या, म्हणजे त्यांस पुत्र 
व. कन्या होतीठ; तुमची तेथें वाढ होऊं द्या, क्षय होऊं 
देऊं नका. '७ तुम्हांस पकडून. ज्या नगरास मीं 
जेळें त्याचें हितर्चितन करा व त्यासाठीं परमेश्वराची प्रार्थना 
करा; . त्या *नगराचें . हित ते. तुमचें. हित. . ८ कारण 
सेनाधीश परमेश्वर,इस्राएलांचा देव म्हणतो, लुमच्यांत 
वागणारे संदेष्टे व - तुमचे दैवज्ञ: यांनीं तुम्हांस फसवूं 
नये; तुम्ही ज्यांस स्वमें पाहण्यास लावतां. त्या :स्वप- 
दष्ट्यांचें ऐकूं नका. . ९ कारण ते माझ्या नामाने तुम्हांस 
खोटा. संदेद्य देतात; मी त्यांस पाठविळें नाहीं, असें 
परमेश्वर' म्हणतो. ...१० परमेश्वर असें म्हणतो की 


बाबेलचीं- सत्तर वर्षे भरल्यावर मी तुमचा : | 


घेईन व तुम्हांस या. स्थळीं परत आणण्याचे जें माझे 
सुवचन आहे तें तुमच्यासंबंधानें पूर्ण करीन. ११ पर- 
- मेश्वर म्हणतो, तुम्हांविषयीं माझ्या मनांत जे संकल्प 
आहेत ते मी जाणतो; ते संकल्प हिताचे आहेत, 
अनिष्टाचे नाहींत; ते तुम्हांस तुमच्या भावी सुस्थितीची 
आहा देणारे आहेत. १२ तेव्हां तुम्ही माझा धावा 
कराल, तुम्ही जाऊन माझी. प्रार्थना कराळ व मी तुमचें 
ऐकेन. १३ तुम्ही मला शरण याळ आणि पूर्ण जिवें- 
भावे. माझ्या. शोधास लागाल, तेव्हां मी तुम्हांस पावेन. 


1४. परमेश्वर म्हणतो, मी तुम्हांस पावल्यावर, मी . 


२ यकन्या. राजा, : राजमाता, खोजे, 


म्हणता. का 


तुमचा बंदिबास उलटवीन आणि ज्या सवे ल्ोेकांत व 
ज्या सव स्थळीं मीं तुम्हांस हाकून लाविले. आहे तेथून 
तुम्हांस एकत्र करीन, असें परमेश्वर म्हणतो; आणि 
ज्या स्थळाहून मीं तुम्हांस पकडून न्यावयास 
लछात्रिळें त्या स्थळीं तुम्हांस परत आणोन. १५ - तुम्ही 
परमेश्वराने बोबेलांत . आम्दांसाठीं 
संदेष्टे उत्पन्न केले; १६ पण दाविदाच्या सिंहासना- 
वर बसलेल्या . राजाविषयीं व या नगरांत राहणारे 
सवे लोक, म्हणजे अथात्‌ तुमचे बांधव तुम्हांबरोबर 
बंदिवान होऊन गेळे नाहींत त्यांच्याविषयी, सेनाधीदा 
परमेश्वर असें म्हणतो: १७ पाहा, मी त्यांच्यामध्यें 
तरवार, दुष्काळ व मरी पाठवीन; मी त्यांस 
वाईट अंजिरांसारखें करीन; ते नासल्यासुळें खाववत 
नाहींत. १८ मी.तरवार, दुष्काळ व मरी यांनीं त्यांची 
पाठ पुरवीन; सवे एथ्वीवरल्या राष्ट्रांना दहशत पोहंचेठ 
असें मी त्यांचें करीन; आणि जेर्थे मीं त्यांस हाकून 
दिलें आहे त्या सवे राष्ट्रांत ते शाप, विस्मय, उपहास 
आणि निंदा यांचे विषय होतील. १९ परमेश्वर म्हणतो, 
माझे. सेवक जे संदेष्टे त्यांस माझी वचने देऊन मी 
मोठ्या .निकडीनें त्यांच्याकडे पाठवीत आलों तरी त्यांनीं 


' ती ऐकली नाहींत; आणि तुम्हीहि ती ऐकत नाहीं 


असें. परमेश्वर म्हणतो. २० बंदिवासांतले. लोकहो, 
ज्या तुम्हांस मीं यरुठालेमाहून बाबेलास पाठविलें ते 
तुम्ही सवे परमेश्वराचें-वचन ऐका. 

२१ कोलायाचा पुत्र अदह्वाब आणि मासेयाचा पुत्र 
सिदकीया हे माझ्या नामार्ने तुम्हांस खोटा संदेश 
देतात त्यांविषयी सेनांधीश परमेश्वर, इख्साएलाचा देव 
म्हणतो, पाहा, मी त्यांस बाबेलचा राजा नबुखद्रेस्सर 
याच्या हातीं देईन; व तो त्यांस तुमच्या डोळ्यांदेखत 
वधील; २२ त्यांच्यावरून बाबेलांत असलेल्या यहूदाच्या 
होऊन गेलेल्या सवे बंदिवान लोकांमध्यें हा शाप प्रचारांत 
येईल . कीं बाबेलच्या राजानें सिदूकीया व अहाब यो 
दोघांस अग्नीने जाळिळें तसें परमेश्वर तुझें कसे. 
२३ कारण त्यांनीं इस्माएलांत मूर्खपण केळे आहे, त्यांनीं 
आपल्या शेजाऱ्यांच्या बायकांबरोबर जारकर्म केलें आहे, 


८१६ 


भि येऊन सांगितली; मी तर हे. जाणतो कुक 
असें 


: २१४ नेहेलमी शमाया यास तै. सांग, 
२५ सेनाधीश परमेश्वर, इत्राएलाचा देव म्हणतो, तूं 
आपल्याच. नांवानें यरुशलळेमांत असलेल्या सवे लोकांस, 
मासेयाचा पुत्र सफन्या याजक यास व सवे याजकांस 
फ्त्रे पाठवून कळविळें की, २६ परमेश्वराच्या मंदिरांत 
आपण - कारभारी व्हार्वे, आणि जो कोणी वेडा होऊन 
आपणाला संदेष्टा म्हणतो त्यास खोल्यांत घाळून बेच्या 
धालान्या म्हणून परमेश्वराने यहोयादा याजकाच्या जागीं 
स्वतःला याजक केळे आहे. २७ तर यिर्मया अनाथोथं- 
कर . तुम्हांसमोर आपणास संदेष्टा मद्दणवितो त्याला तूं 
प्रतिबंध कां केढा नाहीं १ २८ त्यानें इकडे आम्हांस 
बाबेल एर्थे एक पत्र पाठविळें, त्याचा आहय हा कौ 
बंदिवास दीर्घकाळ राहील; तर घरें बांधा, त्यांत वस्ती 
करा; मळे लावा व त्यांची फळें खा. २९ हें पत्र 
सफन्या याजकार्ने यिर्मया संदेष्याला वाचून दाखविलें. 
२० तेव्हां परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला प्राप्त झालें की 
३१ सवे बंदिवासांतल्या लोकांना हें सांगून पाठीव कीं 
नेहेमी शमाया याच्यासंबंधानें परमेश्वर म्हणतो, मीं 
झमायाला पाठविळें नसुन त्यानें तुम्दांस संदेश दिला व 
खोठ्या बच्ननावर भरंवसा ठेवण्यास लाविलें; ३२ म्हणून 
परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी नेहेळमी शमार्‍या व त्याचे 
वेशज यांस दिक्षा करीन; या लोकांत राहून त्याचें 
नांव घ्यावयाला त्याचें कोणी उरणार नाही; मी 
आपल्या लोकांचें अभीष्ट करणारं तें तो पाहणार नाही; 
कारण तो परमभेश्वराविरुद्ध फितुरीचे हाब्द बोलला 
आहे, असें परमेश्वर म्हणतो. 


१ परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला प्राप्त झालें 

२० तें हें: २ परगेबर इलाएलाचा देव असे 
म्हणतो कीं जीं वचनें मीं तुला सांगितली तीं 

सर्वे पुस्तकांत लिडून ठेव. ३ कारण परमेश्वर म्हणतो, 
_ पाहा, असे दिवस येत आहेत की माझे लोक इल्लाएठ 
ध्य 


अ० ९९:२३-३०१४ 


व यहूदा यांचा बंदिवास मी उलटवीन; मीं जो देश 
त्यांच्या पूवेजांस दिला त्यांत त्यांस परत आणीन व ते 
त्याचा ताबा घेतील असें परमेश्वर म्हणतो. 

४ परमेश्वराने इख्वाएह व यहूदा याविषयीं वचने 
सांगितली ती हीं; ५ परमेश्वर असें म्हणतो, तुम्दी 
म्हणतां भाग्हीं यरकांप झालेल्यांचा शब्द ऐकला आहे, 
दहशत आहे, शांति नाहीं. ६ कोणा पुरुषास प्रसववेदना 
होत आहेत कीं काय, हें विचारा; पाहा, प्रत्येक पुरुष 
प्रसवणाऱ्या ख्रीप्रमाणें कंबरेला हात देऊन उभा आहे व 
प्रत्येकाचे तोंड फिक्के पडलें आहे असें माझ्या इष्टीस 
काँ पडत आहे १ ७ हाय हाय ! तो महादिन आहे; 
त्यासमान दुसरा नाहीं; तो याकोबाचा क्ेशसमय आहे, 
तरी त्यांतून त्याचा निभाव होईल. ८ सेनाधीश परमे- 
श्वर म्हणतो, त्या दिवशी असें होईल कीं मी तुझ्या माने- 
वरील त्याचें जू मोडीन, तुझीं बंधने तोडीन, यापुढें 
परके तुझ्या लोकांकडून दास्य करवून घेणार नाहींत; 
९ तर परमेश्वर त्यांचा देव याची आणि जो त्यांचा 
राजा दावीद मी त्यांच्यासाठी स्थापीन त्याची ते सेवा 
करितील. १० परमेश्वर म्हणतो, . हे माझ्या सेवका, 
याकोबा, दै मिळं नको; . हे इत्राएला, कच खाऊं 
नको; कारण पाहा, मी दूर देशांतून तुझा उद्धार 
करीन, बंदिवासाच्या देयांतून तुझ्या वंशजांचा उद्धार 
करीन; याकोब परत येईल, तो विश्राम पावेल व 
निभय होईल; त्यास कोणी धाक घालणार नादी. 


तज 
ब तै 


ब ४३. 


८१७ 


गअ० ३१०१४-३४१५१२ 


पातके फार झाल्यामुळें, तुला  इत्रप्रमाणें जखम करून, 
कूर जनांप्रमाणें . दिक्षा करून, मीं तुला घायाळ य 
१५ तूं. आपल्या घायासुळें काँ ओरडतेस :१- 


आहे. 


तुझी पातके फार झाली . आहेत; म्हणून मीं तुला हें सर्ब 
केठें आहे. १६ तुला प्रासून टाकणाऱ्या सर्वास 
राकण्यांत येईल; आणि. तुझे सव बेरी बंदिवान होऊन 


वीन, मी त्याच्या वसतिस्यानांबर दया करीन; नगर पुनः 


त्याच्याच टेकडोवर -बांधितीछळ, आग्रि राजवाख्यांतून 
पूर्ववत्‌ वस्ती. होईल... १९. त्यांमधून उप्रकारस्मरणाचा व 
भानंदोत्सवे करणाऱ्यांचा शब्द उठेल; मी त्यांची. संख्या 


जज. 
त 
1 (र 
हि 
शि 
शः 
र 


व्हाल व मी तुमचा देव होईन. 
_ २३. पाहा, परमेश्वरापासून करोघरूप - तुफान. सुटे 
आहे; . धुव्वा उडविणारी वावटळ दुष्टांच्या डोक्यावर 
आदळेल. २४ परमेश्वर आपरे कार्ये संपवीपर्यंत वे 
आपला मंनोदय पूर्ण करीपर्यंत. त्याचा संतज्त क्रोध 
फिरावयाचा नाहीं; हें पुढील काळीं तुम्दांस समजेल, 

१ परमेश्वर म्हणतो, त्या. काळीं मी इक्ला- 
2१.१ एडाच्या सवे वंदांचा. देव होईन ब ते माशे 
- _” छोक- होतीह. .२ परमेश्वर म्हणतो, तरवार. 


३ परमेश्वराने दुरून येऊन मला 
म्हणाला, मी सावेकालिक प्रेमवृत्तीनें तुजवर प्रेम करीत 
आलों म्हणून मीं तुला वात्सल्याने जवळ केळे आहे. 


्ज 


डामतील. ६ कारण असा दिवस येत आहे कीं त्यांत 
एफ़्ाईम डोंगरांवर...जागल्ये ओरडून सांगतील, अहो 
उठा, आपण सीयोनास आपला देव परमेश्वर याच्याकडे 
जाऊं.. ७ क्रारण. परमेश्वर म्हणतो, . याकोबाविषर्यी 
आनंदाचा गजर करा; राष्ट्रांच्या अप्रेसराचा जयजयकार 
करा; घोषणा करा, स्तवन करा व. म्हणा, हे परमे- 
श्वरा, तुझ्या . लोकांचा, . इ्माएलाच्या अवशेषाचा-- 
उद्धार कर.. ८ पाहा, मी त्यांस उत्तरेच्या देशांतून 
आणीन, त्यांस एग्बीच्या दिगंतांहून जमा. करीन; 
त्यांच्यामध्यें -अंघळे-.व पांगळे, गर्भवती व -प्रसूतिवेदया - 


न्य लागलेल्या ..असणार;- मोग्या .समुदायानें ते. इकडे परत 


येतीळ. ९ ते अश्रुपात करीत येतील; ते विनंति 
करीत असतां. मी. त्यांस नेईन; ते. ।ोेकर खाणार 
नाहींत अशा सरळ. मार्गानें भी त्यांस पाण्याच्या प्रवाहांर्‌ 
कडे आणीन; . कारण मी : इस्राएलास पिता झर्लो 
आहें व एफ़ाईम माझा प्रथम जन्मलेला आहे.. व 
१० अहो राष्टंनो, परमेश्वराचे क्चन ऐका; 
दूरच्या द्वीपांत हे. प्रसिद्ध करा व म्हणा, ज्यानें इद्ना- 
एलास विखरळें तो त्यांस. जमा करील; मेंढपाळ 
आपल्या कळपाची निगा करितो तशी तो त्यांची निगा 
करील. ११ कारण परमेश्वराने इस्राएलाचा उद्धार 
केळा आहे व त्याच्याहून जो बलवान्‌ त्याच्या हातून 
त्याला मुक्त केळे आहे. १२ ते येऊन सीयोनाच्या 
माथ्यावर आनंदाने ' गातील; परमेश्वराची . उपयुक्त 


] वरदान म्हणजे घाण्य, नवा. द्राक्षारस, ताजे तेल. ब 


दपृट 


बुहबेंहरांजे वत्स यांकडे लोटतील; त्यांचा जीव” भरपूर 
श्रार्णी: दिेल्या 'बागेप्रमाणें होईल; यापुढें. ते. मतॅन 
होणार नाहींत. १३. त्या समयी कुमारी ऑनंदानें 
जुत्य करितील; वृद्ध व तरुण 'एकत्र आनंद करितील; मी 
त्यांचाः शोक पालटून तेर्थे आनंद करीन, म्री. त्यांचें सांत्वन 
क्ररीन,- त्यांच्या दुःखानंतर त्यांनी आनंद करावा असें 
मी करीन;- १४: आणि मी त्यांच्या याजकांचा : जीव 
निशान्नांनी तृप्त. करीन; माझे लोक माझ्या -'उसम 
बरदानांनी तूत्त होतील, असें परमेश्वर म्हणतो. जर 

१५. परमेश्वर असें म्हणतो, रामांत शोक व॒आकांते 
यांचा शब्द ऐकूं येत. आहे; राहेल आपल्या मुला- 
साठीं रडत आहे; . आपल्या. मुलांमुळें ती. सांत्वन 
पावत नाहीं, कारण तीं नाहींत: 3६ परमेश्वर ' असें 
म्हणतो, तू. आपला शब्द रडण्यापासून आणि आपे 
डोळे अशभ्रुपातापासून आवर; कारण तुझ्या श्रमाचे फळ 
तुला मिळेल; ते शत्रूच्या देशांतून परत येतील : असें 
परमेश्वर म्हणतो. १७ परमेश्वर. म्दणतो, तुला भावी 
सुस्थितीची आशा आहे; तुझी -मुळें आपल्या सीमेच्या 
आंत परत येतील, १८ मी एफ्राइमास खरोखर असा 
विलाप करितां ऐकटें आहे कीं, जेबंद वासरासारखा जो 
मी. त्या मला तूं दिक्षा केली आणि मला! दिक्षा झाली; तू 
मळा वळीव म्हणजे मी वळेन;. कारण हे परमेश्वरा, तूं 
माझा देव आहेस. १२९ मीं वळल्यावर 'पत्नासाप केला; 
मल्य बोधप्रास्ति 'घडल्यावर मीः. ळेर बंडवूं लागलों, 
माझ्या तारुण्यांतील अपकीतींच्या भारामुळे मी लज्बित 


व फजीत झालों आहें: २० एफ़इिंम माझा प्रिय पुत्र 


आहे. ना £: तो माझा लाडका मुल्गा आहे ना? मी 


वारंवार स्याच्याविरुदध बोलतो तंरी मी. त्याची आठवण . 


करीतच असतों; म्हणून माशी आंतडीं त्याच्यासाठी 
कळवळतात; मी त्याच्यावर देया करोनच करीन असें. 
परमेश्वर म्हणतो. व 
२१ वाटेवर आपल्यासाठी खुणा कर; खुणेचे खांब 
उभे कर; ज्या मागोरने तूं गेलीस त्या सडकेवर आपलें 
चित्त ठेव; हे इस्ाएलाच्या कुमारी, परत ये, तुझ्या 
१ मुळांतः मांडी 


अ० दे१११२-२३३ 


र्‍या र नगरांस. परत- ये. -२२ हे. मला सोडून जाणाऱ्या 


कन्ये, तृ. कोठवर इकडेतिकडे -अटकज्ील:-2-: परमेश्वराने 
तर : परथ्वीवर अजब प्रकार: केला “आहे; खरी पुढुषाच्या 
मागें लागेल 

२३ सेनाधीश परमेश्वर, इत्राएलाचा देव असे ग्दणतो 
क्री .मी गहूदा देजञाचा व. त्यांतील. :नगरांच्रा  बंदिवास 
उलळयवीन तेव्हां या. देशांत छोक पुनः हे. भाशीवेचन 
म्हणतील : हे. धार्निकतेच्या निषासा, पावित्र्याच्या. गिरी, 
परमेश्वर तुझें कल्याण. करो ! २४ यहूदा व त्यांतील 
सर्व नगरे लोक. शेतकरी व मेंढरांचे कळप 
घेऊन फिरणारे 'असे त्यांत एकत्र राहतील. २५ कारण 
श्रांत जिवास मीं तृप्त केलें आहे, प्रत्येक म्लान हृदयास 
पुनः भरून कॉढिळें आहे. २६ यानंतर मी जागा होऊन 
पाहतों तों ही .माशी निद्रा मला गोड अशी भासली. 
२७ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, असे दिवस येत आहेत की 
त्यांत मी. इस्राएलाच्या घराण्यांत व यहूदाच्या घराण्यांत 
मनुष्यबीज व पक्चुबीज  पेरीन; २८ आणि असें होईल कीं 
उपटण्याच्या व मोडून टाकण्याच्या, पाहून टाकण्याच्या व 
नाश करण्याच्या आणि पीडा करण्याच्या कामी मीं जज्ी 
त्यांवर नजर ठेविली तक्षी बांधून काढण्याच्या व॒ लागवड 
केरण्याच्या कामी मी त्यांजवर नजर ठेवीन असें परमेश्वर 
म्हणतो. २९ यापांनीं आंबट द्राक्षे खाढीं व त्यानें मुलांचे 
दांत -आंबळे, असें त्या काळीं. लोक. म्हणणार 
नाहींत. २० तर प्रत्येक मनुष्म आपल्याच दुष्कर्मामुळे 
मरेढ; ओो कोणी आंबट द्राक्षे खाहल त्याप्येच दांत 
आंबतील. , 

३१ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, असे दिबसः- येत' आहेत. 
की त्यांत: इत्ाएलाचें घराणें. व. महूदार्चे. धराणें यांच्या-. 
बरोबर'-मीः नवा करार कंरीन; ३२४वस्मेश्वर म्हणतो. 
मीं त्यांच्या “पूवेजांचा. हात धरून त्यांस. मिसर देशांतून 
बाहेर आणिंटठें, तेव्हांच्या कराराप्रमाणे हाः करार . व्हाव 
याचा नाहीं; मी त्यांजबरोवर विवाह केला तरी तो माझा 
करार त्यांनी मोडिला. ३३ तर परमेश्वर म्हणतो; त्या 
दिवसांनंतर: इसापठांच्या घराण्याबरोबर जो करार भी 
करीन तो हाः मी भापळें घमशां्र त्यांच्या अंतर्यासी 


८१९ 


अ० ३१:२२-३५९१४ 


_ मी. तें त्यांच्या हृद्यपटावर लिहीन; मी. त्यांचा 
देव होईन -व. ते. माझे लोक होतोल. ३४ परमेश 
आपल्या बंधूस, परमेश्वराला ओळखा, असा बोध कर- 
: फर: नाहींत; : कारण: -लहानापासून थोरापर्यंत. ते. सवे 
'मळा.' ओळखंतील; मी. त्यांच्या अधर्माची “क्षमा करीन, 
त्याचें 'पाप भी यायु्ें: स्मरणार माही. ३५ जो परमे- 





श्वर- दिवसा प्रकाशासाठी :'सूर्य देतो व. रात्री. प्रकाक्षासाठी 


सेनाधीदा परमेश्वर आहे, तो असें म्दणतो. क्री. ३१६ यदा* 
एलाचा::बंश - माझ्यासमक्ष :राष्टञ*र्‍या फ्दापासून अद्य 
ढळेल;: ३७: परमेश्वर "म्हणतो; वर ..आकाशाचें झापन 
करणें: व खाली... एथ्वीच्या 'ःायांच्रा थांग लावणें 


लला एनयि १ ला साळ्क काचा आग करीन; असें 


वळसा घेईल.. *ड० प्रेतांचे च राखेन्चे सवे खरें आणि ी 


किद्रोन- ओहोळापर्येत; पूर्वेकडीळ घोडवेशीच्या कोपऱ्या- 
पर्यंत : सर्वे. शेते परमेश्वराठा - पवित्र- :होतीळ; -पुने 


कधींहि ती उपटण्यांत येणार नाहींत किंवा- सोडून 
:| मोहोरबंद व .एक उघडी, 'अशा:. नकला. मीं घेतल्या; 
॥। १२ आणि माझा चुलतभाळें हानामेल. याच्यासमद्ष - व 


डोकणार नाहीत; भी 


%: यहूदाचा राजा सिदकीया याच्या कारं- 


यिर्मयाळा “आत झाळें. : २ त्या समयी बाबेलच्या 
राजांच्या सैन्यानें यर्छाळेमास वेढा दिला होंता आणि 
यिर्मया. संदेद्य यहूदाच्या राजग॒हांतीळ पहारेकऱ्यांच्या 
चौळांत बंदीमध्यें होता. २ 'यहूदाचा: राजा सिदकीया 


कीं तूं. असा: संदेश कां. देतोस कॉ. परमेश्वर 
म्हणतो पाहा, मी हें: नगर बाबेलच्या राजाच्या हाती 
देतों, वतो ते. इस्तगत करील;-४ आणि यहूदाचा. राजा 
सिद्ीया खास्यांच्या हातून सुटंगार नाही, तर बानेळ- 
च्या राजाच्या हातीं खात्रीनें दिक जाईल; तो : त्याजशीं 
समक्ष :जोळेळ; आपल्या. डोळ्यांनी 'त्याला- पाहील; ५ तो 
सिद्कीयाळा:आनेलास. नेईल ब्र मी: त्याचा समाचार. घेईन 
तोंवर तो तेथें. राहील असें -परमेश्वर म्हणतो; तुझी 
स्यास्यांशीं लढर्छी तरी तुमची सरक्षी होणार नाहीं. 
£$ पथिर्मया म्हणाला, -परमेश्वराचें वचन मला प्राप्त 
झाळें-कीं. ७ पाह्य, तुझा- 'ुळ्ता झहूम याचा पुत्र 
हानामेल* तुजकडे : येऊन: म्हणेल, : अनाथोथ येथले :माशें 
ज्ञेत . विकते घे; कारण तें सोडवून घेण्याचा - हक्क. तुझा 
आहे. ८  तेव्ह्य॑ परमेश्वराच्या वननाप्रमरणे माशा 
चुलतभाकत हानामेळ . मज्ञकडे पहारेकऱ्यांच्या चौकांत 
आला; तो मला:. म्हणाठा, बन्यासिनाच्या ' प्रांतांतील 
अनाथोथ ग्रेथळें माझे जेत विकत घे; कारण तें: वतन 
करून घेण्याचा व सोडविण्याचा इक तुझा आहे; चं तें 
आपल्यासाठी --विकत. चे. तेव्हां मी समजलो कीं हें 
ते झेत. माझा चुलतभाऊ हानांमेल .याजपासून विकत 
घेतळें ब. त्याला :त्यावें -मोल सतरा झेकेळ..रपें तोढून 
दिलें. ५१५ मीं खरेदीखतावर सही केली, 'त्यावर शिक्का 
मारिला ब:साक्षी बोलावून त्यास. पैसा तागडीनें तोळून 
द्धा. १ तेव्हां शर्ती जमूद केठेल्या खरेदीखताची एक 


ज्यांनीं खरेदीखतावर साक्षी घातल्या झेत्या त्यांच्या. 
समक्ष आणि पहारेकऱ्यांच्या. चौकांत जे यहूदी बसळे 
होते त्या सर्वांच्यासमक्ष तें खरेदीखंत बाखख बिन 
नंरीया बिन मह्सेया याच्या. स्वाधीन केळे. १३ मी 
त्यांच्यासमक्ष  बारखास : बजावून सांगितलें की 
१४ सेनाधीज. परमेश्वर, इस्वाएलाचा देव म्हणतो. 
मोहरबंद व उचघर्डे अशीं हीं दोन्ही खरेदीखते घेळन 


८२९० . 





* एका मातीच्या पात्रांत घालून ठेव म्हणजे तीं बरेच दिवस 


: आहतील.. १५ कारण सेनाधीदा परमेश्वर, इखाएल्यचा 
देव. म्हणतो, घरेंदारे, शेते, द्राक्षांचे मळे यांची..या 
देशात. पुन: खरेदी “चाळ होईल. वक 


१६९ मीं तें. खरेदीखत नरीयाचा पुत्र. बारूख र्‍्यास . 
। खट्रेस्सर यांच्या हातीं. देईन, वतो ते. इस्तयत. करील; 
ब | २९ आणि या नगराबरोबर युद्ध. करणारे खास्दी येऊन 


आहेत; २० तूं मिसर: देशांत चिन्हे 


नाहींत; तृ. त्यांस  आज्ञापिठे. त्याप्रमाणें ' त्यांनी मुळींच 
केळें नाही, म्हणून तूं त्यांजवर हें सवे अरिष्ट आणिलें. 
२४ पाहा, हें नगर घेण्यासोठीं त्याला वेढा घालणार्‍यांचे 
मोर्चे लागळे आहेत; तरवार, दुष्काळ व मरी यांसुळें 


यांशी युद्ध : करणाऱ्या खास्द्यांच्या. हाती हें लागलें । 


आहे; तूं बोळलास तसें धडळें आहे. पाहा, हें तुला 
.दिसत आहे. २५ तरी, हे प्रभू परमेश्वरा, हें नगर 
खास्य़ांच्या ह्याती हायत असतां तूं मला म्हणालास, पैसा 
देऊन हें शेत आपल्यासाठी विकत घे व साक्षी बोलाव 





: उभ देर ४ई-शर 


. २६ मग. परमेश्वराचे बचन यिरमयासा आतर झालें 
कीं .२७ पाहा, मी परमेश्वर ,.सवे मानवजातीचा:देल 
आहें; मला अवघड असें कांहीं आहे काय १: 

:२८ ह्याकरिता परमेश्वर असें म्हणतो, 'माहा,मी. हें 
नगर खास्द्यांच्या हातीं देईन, ते. बानेल्चा साजा नबु- 


या नयरास आग लावून- जाळून टाकितील,.. आणि- ज्या 


हजातंवद ) धरांच्या. धान्यांवर त्यांनी बालमू्तीस धूप जाळिला- व 


मला च्िडविण्यासाठीं अन्य . देवांस - पेयापैणे वाहिलीं- ती 
चरेंहि. ते जाळून टाकितीलठ. ३० कारण हखाएलाचे 


सू । वंशज: व यहूदाचे . वंद्मज:यांनीं, तरुणपणापासून मझ्या 


इृष्टीर्ने अगदीं वाईट ते केळे; इखाएलाचे बंडाज- आपल्या 
हातच्या कर्मानीं. केवळ मला . संतापवीत आहेत, असें 
परमेश्वर म्हणतो. . २१ हें नगर त्यांनीं बांधिलें तेव्हां- 
पासून आजवर - माझा. क्रोध व संताप . चेतविण्यास 
हें कारण झाळें, एथवर कीं तें मी आपल्या दृष्टीसमोरून 
काहून . टाकावे. ३२ इस्ाएलाचे वंशज. व' यहूदाऱे 
वंशज . म्हणजे. ते, त्यांचे राजे, त्यांचे सरदार, त्यांचे 
याजक व त्यांचे संदेष्टे, यहूदाचे लोक व यरुदाळेमनिवासी. 
यांनीं मळा चिढडवावें म्हणून जीं सँर्व दुष्कनें केलीं 


ग्रतिज्ञापूर्वक | त्यामुळें. मी असें करीन. ३३ त्यांनी मजकडे तोंड नव्हे 


तर. पाठ फिरविली; मी त्यांस बोध केला, ., झिळ्या 
निकडीरनें मी त्यांस दिकवीत गेलों. तरी. ते .बोधास कान 
देडेनात:. ३४ तर ज्या भंदिरास माझें -नोम. दिळें.झाहे 


॥ तें भ्रष्ट करण्यासाठीं त्यांत त्यांनी ाप्रिल्ये/ अर्मगॅछ: वस्तु 


स्यापिल्या.:.३५ :यहूदाळा पापास.--प्रश्रूत करण्यासाठीं 
मोलखमूर्तीस: आपले पुत्र व. कन्या. होम कलून-अपीब्थॉ 
म्हणून बेन-हिभोमाच्या खोऱ्यांत त्यांनीं बालमूर्तीची उ्च 
स्थाने बांधिली; हें मीं त्यांस आज्ञापिें नव्हते; ते असलें 
घोर कृत्य करतील हॅ.माझ्या घ्यानींमनींहि नव्हते. 

१६ . तरी आतां ज्या नगराविषयीं तुम्ही म्हणतां 
कीं तें. . तरवार, दुष्काळ व. मरी यामुळें बाबेल्च्या 
राजाच्या हाती. जावयाचे आहे त्याविषयी परमेश्वर 
इद्माएलाचा. देव असें म्हणतो: ३७ पाहा, मी आपल्या 


<२१ 


४३२९४१७-३१५१३ 





क्रोधाने, संतापर्नि व महारोषार्ने त्यांस ज्या. ज्या. देशांत 
हांकून दिळे . ओहे त्यांतून त्यांस एकत्र करीन; मी या 
स्थठीं त्यांस परंत. :आणीन ब सुरक्षित : वसवीन; 
३८ ते मंझे. लोक होतील थं मी त्यांचा देव होईन 
३९ त्यांचें अ॑ त्यांच्यानंतर त्यांच्या. वंडजांचें हित व्हावें 
ग्हणून त्यांनीं सदा माझे भय बाळगावे यांसाठी मी त्यांस 


ऐकंच हृदय व॑ एकच भार्ग देईन; ४० आणि 'मी 
त्यांजशी सर्वकाळचा- करार करीन; तो असा कीं मीं | 
. त्यांचे हित करण्यापासून माघार घेणार नाहीं; मी. 
आपलें. भय त्यांच्या मनांत उत्पन्न करीन, म्हणजे ते: 


भजपासून मांधार घेणार नाहींत. ४१ मी त्यांजविषयीं 


भूस नाहीं, तो खास्द्यांच्या हाती गेळा आहे, त्या ह्या 


अडवून स्यापणारा परमेश्वर, परमेश्वर हें नाम धारण 
करणारा म्हणंतो की, ३ मला हाक मार म्हणजे मो 
तुला -उत्तर देईन व तुला ठाऊक नाहींत अश्या मोंग्या व 
अद्दन गोष्टी तुळा सांगेन. ४ या शहरचीं घरें व' यडूदाच्या 
राजांची धरे मोर्चे वे तरवार यांच्या. निवारणार्थ 
ओढून टाकिलीं आहेत, त्यांविषयी परमेश्वर. इसा- 





एलाचा देव म्हणतो, ५ ज्यांस मी आपल्याक्रोधानें व 
संतापाने वघिळें व ज्यांच्या: सगळ्या दुष्टतेमुळें मीं-या 
नगरापासून आपलें. मुख ल्पविठें. त्यांनी खास्द्यांबरोबर 
युद्ध करितांना हीं घरें त्यांच्या प्रेतांनी भरून . टाकिलीं. 
६ “तर. पाहा, मी या नगरास आरोग्याचे उपचार करीन, 
त्या लोकांस बरें करीन, आंणि शांति.व सत्य यांचें वैपुल्य 
त्यांच्या. ठायी. प्रकट करीन.. ७. मी यहूदाचा बंदिवास 
व' इक्लालाचा बंदिवास उलटवीन. व त्यांस पूर्ववत. 
स्थापीने. ८ त्यांनीं जे दुष्कम करून भजविरुद्ध पाप 
केलें त्या संवांचें मी क्षालन करीन; त्यांनी. जी दुष्कमे 
करून- मंजविरुद्ध पाप. क॑ अपराध केला त्या सर्वाची-मी 


मनापासून । क्षमा. करीन; “९ आणि ह्या नगराचें नांव एथ्वीवरल्या सर्व 
करीन. | राष्ट्रॉससोर माश्या आनंदास, त्तुतीस व सन्मानास कारण 


होईल; त्यांचें. मी जें !कल्याण. करीन त्याविषयी ती 
ऐकतील; आणि. मी त्यांस हित व झांति प्राप्त कलून 
देईन; ह्या सर्वांमुळे तीं राष्ट्रं मयभीत. होतीठ व थरथर 
कांपतील. १० ..: परमेश्वर : म्हणतो, या स्यलाविषयीं 
तुम्ही म्हणतां की हे ओसाड आहे, यांत मथुध्यें 
व ..पश्ठु यांचा मागमूस नाहीं; यहूदाची नगरे ब॒ 
यरदाळेमाचे . रस्ते उदध्वस्त . झाळे आहेत, त्यांत 
मनुष्ये, रहिवासी व पक्चु यांचें मांचू कडडाहीं;; ११: त्यांत 


व'-। आनंद व हर्ष यांचा घ्वनि, होईल, नवर्‍याची व नवरीची 


वाणी ऐकूं येईल; सेनाधीदा परमेश्वराची स्तुति. असो, 
कारण :परमेश्वर चांगला. आहें, त्याची दया सवेकाळची 


| भाहे, असें. स्दंणून जे. परमेश्वराच्या ' मंदिरांत स्तुत्यरपणे 


आणितात त्यांचा : दाब्द पुनः ऐकू. येहेठ.: कारणं. मी 
देशाचा ' बंदिवास ठलटवून आरंभीं होते . तसें सर्व 


> :। कांही" करीन, असें परमेश्वर . म्हणतो. . १२ - सेंनाप्रीह. 


परमेश्वर म्हणतो, जें हें स्थळ ओसाड आहे. ब ज्यांत 
मुष्य ब॒प्ठु यांचा मागमूत नाहीं त्यांच्या सर्व 
नगरांत मेंढपाळ आपले कळप' बसविण्यासाठी पुनः 
वाडे करितील. १३ डोंगरवटींतल्या शहरांत, मैदानां- 
तल्या शहरांत, दक्षिणेतल्या शहरांत, बन्यामिनाच्या 
प्रांतांत; यरुकषळेमात्च्या लगेत्यास आणि यहूदाच्या 
नगरांत मोजदाद करणाऱ्याच्या . हाती पुनः कळप 


<२२९ 


यिमेय 


अर ३४:१३-२४४१० 





ल्रातीळ, असें परमेश्वर म्हणतो. - 

*-ै' परमेश्वर म्हणतो, पाहा, इस्राएलाच्या घराष्या- 
ब्रिषयींःवं यहूदाच्या. घराण्याविषयीं जे हितकर वचनं मी 
सांथितळें वें पूर्ण करण्याचे दिवस येत आहेत. १५ त्या 
दिवसांत व. त्या समयीं दाविदाला धार्मिकतेचा एक 
अंकुर फुटे असे मी करीन, तो देशांत न्याय व 
घार्मिकता चालवील. १६ त्या दिवसांत यहूदाचा उद्धार 
डोई अ यश्दाळेम सुरक्षित वसेळ; आणि परमेश्वर 
आमची धार्मिकता हें नांव त्याला देतील. १७ कारण 
यरमेश्वर' म्हणतो, . इल्लाएलाच्या घराण्याच्या सिंहासनावर 
बसणाऱ्यात्री उणीव दाविदाळा पडावयाची नाहीं; 
१८ तसेंच मनसमोर होमार्पण. करणारा, अन्नारपैणाचा 
होम करणारा ब नित्य यह करणारा यांची लेवीय 
याजकांस उणीव पडणार नाहीं. १९ परमेश्वराचे वचन 
यिर्मयाला प्रात झाले.की, २० परमेश्वर. म्हणतो, दिवस 
व्‌ रात्र यांविषयी जये. माझा करार तो तुमच्याने मोड- 
वेळ, म्हणजे दिवसाचा व रात्रीचा जो नित्यक्रम तो 
नाहींसां. होईल; २१ 'तरच माझा सेवक दावीद याजशीं 
केलेला माझा करार मोडून त्यास. आपल्या सिंहासनावर 
बसण्यास: कोणी वंशज. असावयांचा नाहीं, आणि माझे 
सेवक लेवीय़ याजक यांजशीं केळेला करारहि मोडेल. 
२२ आकाझलेन्याची मणती करवत नाहीं, . समुद्राच्या 
वाळूचें -मापन करवत नाहीं, त्याप्रमाणें माझा सेवक 
दावीद याची संत्रति व सेवा करणारे लेवी यांस भी 
बहुगुणित करीन. २२ परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला प्राप्त 
झाळें ते. असें: २४ हे लोक म्हणतात क्री, परमेश्वराने 
निवडलेल्या दोन्ही घराण्यांचा त्याग केला नाहीं काय £ 
या त्यांच्या म्हणण्याकडे तूं लक्ष दिलें ना£ ते माझ्या 
लोकांचा असा भ्रिकार करितात कीं ते त्यांना राष्ट्र समजत 
नाहींत. २७ परमेश्वर असें म्हणतो, दिवस, व रात्र 
यांविषयींचा माझ_ करार अचळ. नसठा, आंकाझ् व 
पृथ्वी यांचे नियम .मीं लावून दिळे नसळे, २६.. तरच 
याकोब व माझा सेवक दावीद यांच्या -संततीचा मी त्याय 
करीन आणि दाविदाच्या संततीपैकी कोणी अब्राहाम, 
इसह्मक व याकोब. यांच्या संततीवर सत्ता चालविण्यास 


ठेवणार नाहीं; मी तर त्यांचा बंदिवास उल्टवीन':च 
त्यांजवर दया करीन. 


१ बाबेलचा राजा नबुखद्रेस्सर चं त्यांचें सर्व 

ह ७ सैन्य, त्याच्या सत्तेखाली असळेलीं जगांतठीं सवे 
राज्ये व सर्व लोक यांनीं यरुकालेमाबरोबर व 
त्याच्या लगत्याच्या . सर्वे नगरांबरोबर युद्ध चालविले, 
तेव्हां यिर्मयास परमेश्वराचे बचन प्राप्त झाळें ते असे: 
२ परमेश्वर, इद्चाएलाचा देव म्हणतो, जा, यहूदाचा: राजा 
सिदकीया याला सांग कीं परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी 
हें नगर बाबेल्च्या..राजाच्या हातीं देईन व तते तें अभीने 
जाळून टाकील; ३ तू त्याच्या हातून सुटणार नाहींस, तर 
तुळा पकडून त्याच्या हातीं निश्वरये देतील; तूं झापल्या 
डोळ्यांनी बाबेलच्या राजाला पाहशीळ व तो तुजबरोबर 


समक्ष बोळेल; तूं बाबेलास जाणार. ४ तथापि हे. सिद- 


कीया, यहूदाच्या .. राजा, परमेश्वराचे वचन ऐक; परमे- 
श्वर तुझ्याविषयी असें म्हणतो कीं तूं तरवारीने मरणार 
नाहींस, ५ तर स्वस्थपणे मरशील; तुझ्या पूर्वीचे राजे 
तुझे पूरवेज यांच्याकरितां धूप वगैरे जाळीत. तसें तुझ्या- 
करितां जाळितील, व हायरे, माझ्या स्वासी ! असें 


बोळून. तुजकरितां शोक करितील; कारण हें वचन मी 


बोललों आहें असें परमेश्वर म्हणतो. ६ तेव्हां यिर्मया 
संदेष््यानें हीं सवे वचनें यहूदाचा राजा. सिदूकीया आला 
यरुदाळेमांत सांगितली. ७ त्या समयीं. बाबेलचें सेन्य 
यरूदालेमावर आणि यहूदाचीं उरलेली. नगरे म्हणजे 
लाखीश व अजेका यांवर चढाई करून युद्ध करीत होर्ते; 
यहूदाचीं तटबंदी केलेलीं नगरे एवढींच उरलीं होतीं. 

८ सिदकीमा. राजानें त्या वेळीं यरुदालेमांत 
असलेल्या सवे लोकांबरोबर बंधमुक्त करण्याचा करार 
केल्यावर, . परमेश्वराकडून; प्यिमेय़ास. वचन प्राप्त झालें. ते 


| इ: ज्या: कोणाचा दास-अगर दासी इब्री- असेल... त्यने 


त्याची सुटका कसवी;: कोणीं आपल्या “यहूदी -बंघरवा- 
कडून. -दास्य.. करवून -प्रेऊं -नये; :.१:०: तेव्हा. आम्ही 
आपल्या . सर्वे दासांची...ब:- दासींची.- सुका : क$ ब 


यापुढें . त्यांस - दात्य' कसवयास ' -ावणॉरे नाहीं असा 


८२३ 


गअ० २४:१०-३५८ 


करार ज्या सवे. सरदारांनी व सवे लोकांनीं केला 
होता ते त्यांस मान्य झाले; त्यांनीं मान्य- होऊन दासांस 
मुक्त केलें; ११ पण मागाहून ते बदलले, व ज्या दासांस 
व दासीस त्यांनीं मुक्त : केळे होतें त्यांस त्यांनीं परत 
यावयास लाविळें व आपले दास व दासी होण्यासाठी 
त्यांस पुनः ताबेदार केलें. १२ यास्तव परमेश्वराकडून 
यिर्मयास परमेश्वराचे हें वचन प्राप्त झाळें.कीं १३ पर- 
मेश्वर इखाएडाचा देव म्हणतो, तुमचें पूवेज मिसर 
देशांतून, दास्यग्रहांतून मीं बाहेर काढिले तेव्हां मी 
त्यांच्याबरोबर करार केला कीं १४ कोणी जातीने इन्री 
असून त्यास तुळा विकिळें असलें तर सांत वर्षांच्या झेवटीं 
प्रत्येकाने. आपल्या बंधूस बंधमुक्त करावें; त्यानें सहा वर्षे 
वभ्षें दास्य केल्यावर त्याला तूं मुक्त करून रवाना करावें; 
पण तुमच्या पूर्वजांनी माझें ऐकलें नाही, आपला कान 
दिला नाहीं. १५ तुम्ही तर अलीकडे वळून माझ्या 
इृष्टोर्ने नीट तें कू लागलां होतां; तुमच्यांतील प्रत्येकाने 
आपल्या शेजाऱ्याचें स्वातंत्र्य प्रसिद्धपर्णे ठरविलें, - व 
ज्या माझ्या मंदिरास माझें नाम दिलें आहे. त्यांत 
घुम्दों मजसमक्षं करार केला; १६ पण तुम्हीं पुंनः बद- 
छळून माझ्या नामाची अप्रतिष्ठा केली वे प्रत्येकाने ज्या 
आपल्या दासासं व दासीस वाटेल तिकडे जाण्याचे 
स्वातंत्र्य दिलें होतें त्यांस तुम्हीं परत येण्यास लाविलें, व 
त्यांनीं तुमचे दास व दासी व्हावें म्दणून त्यांस तुम्ही 
आपले ताबेदार केलें. १७ यास्तव परमेश्वर. म्हणतो, 
तुम्ही. प्रत्येकाने आपल्या बंधूस व आपल्या शेजाऱ्यास 
मोकळें करावें, हे माझें सांगर्णे तुम्ही ऐकळे नाही; 
म्हणून . परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मो. तुम्हांस तरवार, 
मरी. व दुष्काळ यांच्यायागे नादा पावावयास मोकळे 
सोडून देतो; एथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांना दहशत 
पोहंचेल असें मी. तुमचें करीन; १८ आणि ज्या 
मनुष्यांनीं भाझा करार उद्लंघिला व मजसमोर केलेल्या 
कराराच्या शर्ती ' पाळिल्या नाहींत त्यांचें, जे॑वासरू 
त्यांनीं कापून दुभागिळें व त्याच्या दोद्दो भागांमधून 
ते चाळून गेले, . त्या वासराप्रमाणें करीन. १९ यहूदाचे 
सरदार वं यस्ठालेमाचे सरदार, खोजे, याजक व 


यिर्मया 


देशांतील सवे लोक वासराच्या दोन भागांतून चाळून 
गेळे, २० त्यांस त्यांच्या वैर्‍यांच्या हातीं देईन, त्यांच्या 
जिवांस टपणाऱ्यांच्या हातीं देईन, म्हणजे त्यांचीं प्रेते 
आकाशांतील पक्ष्यांस व पृथ्वीवरील श्वापदांस भक्ष्य 
होतील; २१ आणि यहूदाचा राजा सिदूकीया व त्याचे 
सरदार यांस मी त्यांच्या वैर्‍यांच्या हातीं देईन, त्यांच्या 
जिवांस टपणाऱ्यांच्या हातीं देईन व बाबेलच्या. राजाचें 
जें सैन्य तुम्हांपुढून निघून गेळें आहे. त्याच्या हातीं 
देईन. . २२ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी आज्ञा कशून 
त्यांस या नगराकडे परत यावयास लावीन; ते 
त्याबरोबर लढून तें घेतील व तें .अम्नीनें जाळितील; 
भी यहूदाचीं नगरे ओसाड व निर्जन करीन. 


१ थहूदाचा राजा योशीयाचा. पुत्र यहोया- 

४९९ कोम याच्या काळी परमेश्वराचें कवन यिर्मयास 
प्राप्त झालें तें हें: २ रेखाज्यांच्या घराण्याकडे 

जा, . त्यांजबरोबर भाषण कर, आणि बरमेश्वराच्या 
मंदिरांत, त्यांतल्या एका कोठडींत आयून त्यांस द्राक्षारस 
प्यावयास. दे. ३ तेव्हां मी याजना बिन यिर्मया बिन 
हबसिन्या यास, त्याच्या बांधवांस व त्याच्या सर्व 
पुत्रास आणि रेखाब्यांच्या घराण्यांतील. इतर सर्वास 
४ परमेश्वराच्या मंदिरांत आणिले; द्वारपाळ मासेया 
बिन शल्लूम याच्या कोठडीच्या वर असलेल्या सरदारांच्या 
कोठडीच्या बाजूस देवाचा भक्त हानान बिन इम्दल्या 
याच्या पुत्रांची कोठडी होती तींत त्यांस नेलें. ५ तेव्हां 
मी त्या रेखाबवंशजांपुढें द्राक्षारसानें मरलेळे कटोरे व 
पेले ठेविळे व त्यांस म्हणालो, द्राक्षारस प्या; ६ पण ते 


म्हणाले, आम्हो द्राक्षारस पिणार नाहीं; कारण आमचा 


पूवज रेखाब याचा पुत्र योनादाब यानें आम्हांस ताकीद 
केली आहे कीं तुम्ही व तुमच्या वंदाजांनी' द्राक्षारस 
कदापि पिऊं नये. ७ तुम्ही कधीं घरेंदारे बांधूं नका, शेतें 
पेरू नका, द्राक्षांचे मळे लावूं नका, त्यांची मालकीहि 
यतकरू नका; तर आपलें आयुष्य तंबूत घालवा; 
म्हणजे ज्या देशांत तुम्ही उपरी आहां त्यांत तुमचा 
बहुत दिवस निभाव लागेल. ८ आमचा. धूर्वक रेखाब 


८२. 


यिर्मया 


अ० ३५५८-३७ 





याचा. पुत्र योनादाब यानें आम्हांस जो निर्बंध घालून 
दिला तो सर्व आजवर आम्ही ऐकत आलों आहों; 
आमच्या . स्रिया, पुत्र व कन्या यांसह आम्ही क्षी 
द्वाक्ारस प्यालो नाहीं; ९ राहण्यास घरें बांधिली नाहींत; 
द्राक्षीचे . मळे, शेते, बीं वगेरे आमचें . कांहीं नाहीं; 
१०. :आम्दी.. तंबूत. राहतो, आमचा पूर्वज. योनादाब 
यानें ..-सांगितलेळें. ऐकून त्या सगळ्याप्रमार्णे आम्ही 
वागत-- आलों आहों. ११ बाबेलाचा राजा नबुखद्रेस्सर 
यां. देशावर चाळून आला तेव्हां मात्र आम्ही म्हटले, 
स्ास्द्यांचें सैन्य व आराम्यांचें सैन्य यांच्या भीतीस्तव 
चला, आपण यरुशलेमास. जाळं; म्हणून आज आम्ही 
यरुशलेमांत राहत आहो. 

१९ तेव्हां परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला प्राप्त झाळें 
की १३ सेनाधीश परमेश्वर, इस्राएलाचा देव म्हणतो, 
यहूदाचे लोक व यस्ठालेमकर यांस जाऊन सांग की 
माझी वचनें ऐकण्याचा बोध तुम्ही कां घेत नाहीं? 
असें परमेश्वर म्हणतो. १४ रेखाबाचा पुत्र योनादाब 
यार्ने आपल्या वंशजांस . द्राक्षारस. न. पिण्याविषयी 
आह्ञा केली त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून वागणूक 
होत आहे; त्यांनी आजवर द्राक्षारसाचें सेवन 
केलें नाही, आपल्या पूदेजांची आज्ञा त्यांनी 
मानिली; पण मी मोठ्या निकडीनें तुम्हांस सांगत 
आलों तरी तुम्हीं माझे ऐकले नाहीं. १५ मी आपले 
सवे सेवक जे संदेष्टे त्यांस मोठ्या निकडीने तुम्दांकडे 
पाठवून सांगत आलो कीं आतां तुम्ही प्रत्येक जण 
आपल्या कुमार्यापासून वळा, भपलें वर्तन सुधारा, 
"अन्य देवांची सेवा करण्यासाठी त्यांच्या मागें लागूं 
नका; म्हणजे जो देश मीं तुम्हांस व तुमच्या पूवेजांस 
दिला आहे त्यांस तुमची वस्ती होईल; पणं तुम्हीं कान 
दिला नाहीं, माझे ऐकलें नाहीं. १६ रेखाबाचा पुत्र 
योनादाब याच्या वंशजांनी, आपल्या पूर्वजानें घाळून 
दिलेल्या नि्बंधाचें पालन केलें आहे, पण हे लोक 
माझें ऐकतना. १७ ह्यास्तव परमेश्वर, सेनाधीडा देव, 
इद्लाएलाचा देव म्हणतो, पाहा, मी यहूदा व सर्वे यरु- 
शकेमकर यांजवर जें सवे अरिष्ट आणणार म्हणून 


.। बोललो ते आणीन; कारण मी त्यांजबरोबर बोललो 


असतां त्यांनीं ते ऐकलें नाहीं, मी त्यांस हाक मारिली 
असतां त्यांनी उत्तर . दिळें- नाहीं; १८ तेव्हां यिमँयी 
रेखाबवंशजांस म्हणाळा, सेनाधीहा परमेश्वर, : इला- 
एलाचा देव म्हणतो, तुम्ही आपला पूवेज. योनादाबे थाचा 
निर्बंध मानिला व त्यात्च्या सवे आज्ञा पाळिल्य़ा वः त्यानें 
आज्ञापिल्याप्रमार्णे 'तुम्हीं सवे. कांहीं केळे; १९ म्हणून 
सेनाधीझ परमेश्वर, इस्ाएलाचा देव . म्हणतो, माझ्या 
सेवेस हजर राहण्यासाठी रेखाबाचा पुत्र योनादाब 
याच्या घराण्यांत कोणा पुरुषाची उणीव कधींच 
पडणार नाहीं. । 


१ यहूदाचा राजा योशीयाचा पुत्र यहो- 

१८ याकीम याच्या कारकीर्दीच्या चौथ्या वर्षी पर- 
मेश्वराचें वचन यिर्मयाला प्रात्त झालें तें असॅः 

२ तूं ग्रंथ लिहिण्याचा पट घे; आणि योक्षीयाच्या काळीं 
मी तुजबरोबर बोललों. तेव्हांपासून आजवर इस्नाएल, 
यहूदा व सवे राष्ट्रे यांविरुद्ध जीं सर्वे वचनें मीं. तुला 
सांगितलीं तीं त्यावर लिहून काढ. ३ न जाणों यहूदाच्या 
घराण्यावर जें सवे आरिष्ट आणण्याचा माझा 
बेत आहे तें ऐकून ते सवे आपआपल्या कुमार्गापासून 
वळतील आणि भी त्यांच्या दुष्कर्माची व त्यांच्या पापाची 
त्यांस क्षमा करीन. ४ तेव्हां यिर्मयानें नेरीयांचा पुत्र 
बारूख याठा बोलाविले, व परमेश्वराने यिर्मयाला जीं 
वचनें सांगितली होतीं तीं सर्व त्याच्या तोंडची ऐकून 
बारुखार्ने त्या पटावर लिहिलीं. ५ तेव्हां यिर्मयाने 
बारूखाला आज्ञा केली कीं मला प्रतिबंध आहे, मला 
परमेश्वराच्या मंदिरांत जातां येत नाहीं; ६ म्हणून तू जा 
व माझ्या तोंडचीं जीं परमेश्वराची वचनें ते. पटावर 
लिहिलीं. तीं उपवासाच्या दिवशीं परमेश्वराच्या मंदिरांत 
लोकांच्या कानी पडतील अशी वाचून दाखीव; तसेंच 
यहूदाच्या नगरांहून येणाऱ्या सर्वांच्या कानीं पडतील 
अशीं तीं वाचून दाखीव. ७ कदाचित्‌ ते परमेश्वरापुढे 
आपली बिनंति सादर करितील व आपजापल्या 
कुमार्गापासून वळतील; कारण परमेश्वराने या लोकांवर 


८२९५ 


अ५ ३६:७-३ ०. 


डो गा नानल ज वसात नतची पालात व संताप. करीन म्हणून सांगितळें तो मारी' आहे. 
८. यिर्मया. संदेष्ट्याच्या . सांगण्याप्रमाणे नेरीगाचां पुत्र 
बारूल यानें. सवे कांहीं केलें; त्याने. परमेश्वराची वचनें 
९ तेव्हा “असें झाळें की यहूदाचा :राजा योशीयाचा 
पुत्र यहोग्रावम याच्या कारकीर्दीच्या पांचव्या. वर्षांच्या 


षिन .अखबोर, 'गमर्‍या बिन शाफान, . सिदकीया.. बिन 
हनन्या व. जुल, सवे सरंदार तेथें होते. १३ तेव्हां 


असें सांगून पाठविलें कीं ज्या पटांतून तूं लोकांस वाचून 
दाखविळें तो हातीं घेऊन ये. तेव्हां नेरीयाचा पुत्र बारूख 
आपल्या हातीं पट घेऊन त्यांजकडे आला. १५ त्यांनीं 
त्याला म्हटळें, आतां बसून तीं आमच्यां कानीं. पाड; 
तेव्हां बारखानें त्यांच्या कानीं तीं पाडिलीं. १६ त्यांनीं 
तीं. सवे वचने. ऐकल्यावर ते भयभीत. होऊन एक- 
भेकांकडे वळठे व बारुखास म्हणाळे, आम्ही हीं सर्व 
वचने राजाला अवश्य सांगू. १७ त्यांनीं बारुखास 
विचारिळें, त्याच्या तोंडची हीं सवे वचर्ने त॑ कशीं 
लिहिलीं हे आम्हांस सांग्र पाहूं. १८ बारुखातें त्यांस 
म्हटलें, त्याने स्वसुखाने हीं सवे वचनें मला सांगितली. 





'यिमैथो 


वमी तीं शाईने या पुस्तकांत लिहिलीं. १९ मम ते 
सरदार बांरुखास म्हणाळे, जा, यिर्मया व तूं लपून 
राहा; तुम्ही कोठें राहाळ हें कोणाला कळूं देऊं नका. 
२० मगं ते चौकांत राजाकडे गेळे; तो पट त्यांनीं 
भखीशाया. ठेलकाच्या ' दिवाणखान्यात ठेविला होता; 
त्यानी : तीर सर्वे वचनें राजाच्या. कानीं पाडिलीं. 
२१ तेव्हा राजानें तो पट आणण्यास यहृंदीस पाठविलें; 
त्याने. तो. अलीशामा लेखकाच्या  दिवाणखान्यांतून 
आणिला. तो यहूदीनें राजास व राजाभोवतीं उभे 
राहणाऱ्या सर्व सरदारांस वाचून दाखविला. २२ हा 
अववा. महिना असून राजा हेमंतगृहांत बसलेला 
होता, व त्याच्यापुढे शोगडी पेटलेली होती. २३ तेव्हां 
असे शाळें कीं यहूदीने. तीनचार पानें वाचून दाख- 


त | विल्यावर राजानें तो पट चाकूने कापून झेगडींतल्या 


पेटत्या आगींत टाकिला; येणेंप्रमाणें तो सगळा त्या. शेग- 
डीच्या आगीत .भस्म झाला. २४ राजानें. व त्याच्या 
सेवकांनी ही सवे वचनें. ऐकली  लेव्हां' ते कोणी 
चाबरळे नाहींत, कोणीं आपलीं . वश्लें फाडिलीं . नाहींत. 
२५ राजानें. तो पट जाळू . नये म्हणून एलनाथान, 
दलाया व ग्रसऱ्या यांनीं. त्याची विनंति केली पण 
त्यानें त्यांचें. ऐकळें नाहीं. २६ तेव्हां राजानें राजपुत्र 
यंमेळ, -अरहम्नीएलपुत्र  सराया, व अब्देल्पुत्र 
शलेम्या यांस अक्षी आज्ञा केली कीं बारूख लेखक व 
यिर्मया संदेष्टा यांस धरून आणावे; पण परमेश्वराने 
त्यांस लपविले, 

२७ यिर्मयाच्या तोंडचीं वचनें बारुखार्ने ज्या पटावर 
लिहिलीं होतीं तो राजानें जाळून टाकिल्यावर परमेश्वराचे 
वचन यिर्मयास प्राप्त झालें की, २८ तू. पुनः 
दुसरा पट घे व यहूदाचा राजा यहोयाकीम यार्ने जाळि- 
छेल्या पहिल्या पटावर जीं वचनें होतीं तीं सवे. त्यावर 
लिही; २९९ आणि यहूदाचा राजा यहोयाकीम याला 
तूं असें सांग, परमेश्वर म्हणतो, तृ. द! पट जाळून 
म्हटलें, तूं. यांवर काँ लिहिळें कीं बाबेलचा राजा 
येईलच ब या देशाचा विध्वंस करील, आणि यांतून 
मनुष्य व पद्चु यांचें निर्मूलन करील £ ३० यास्तव 


८२९६ 


यिर्मया 


अ० ऐदेः२०-२७१९ 





यहूदाचा” राजा 'यहोयाकीम याविषयीं परमेश्वर म्हणतो, 
: दोविंदाच्या' आसनावर बसण्यासः त्याचा कोणी - राहाव- 
याचा नाहीं व त्याचें शब फेकण्यांत येडेळ, ते दिवसाच्या 
, उन्हांत व. रात्रीच्या. हिवांत पडून-.राहील: ३१: मी. 

त्यासं,. .त्माच्या - संततीस व त्याच्या 'सेवकांस. त्यांच्या 

दुष्कमौब्ईरल शिक्षा करीन, आणि ते; यरुालेमनिवासी 
- , ब्रः्यहूदींचे लोक यांजवर जें अरिष्ट आणीन म्हणून मी 
बौल्लों तें सर्व त्यांच्यावर आणीत, प्रण त्यांनीं माझें 
ऐकळें नाहीं. ३२९२ मग यिर्मयानें दुसरा पट घेऊन 
नेरीयाचा पुत्र बारूख. लेखक . यास दिला; तेव्हां 
यहूदाचा राजा यहोयाकीम यानें जो ग्रंथ अमीत 
जाळून टाकिला होता त्यांतलीं सवे वचनें त्यानें त्यावर 
यिर्मयाच्या सांगण्यावरून - लिहिलीं, व त्यांत तद्याच 
दुसऱ्या बहुत वचनांची 'भर घातली. रै 


94 यहोयाकीमांचा पुत्र कोन्यी याच्या 
३ (७ जागा योशीयाचा पुत्र सिद्कीया राज्य करू 
:__. लागला; यास बाबेलचा राजा नबुखद्रेस्सर यानें 
यहूदा देशावर राजा केलें होतें; २ परंतु त्यानें, त्याच्या 
सेवकांनी व॒देशच्या लोकांनीं, यिमया संदेष्टयाच्या- 
द्वारे जी कवने परमेश्वराने सांगितली होतीं तीं 
ऐकलीं नाहींत. 
३ तेव्हां सिदकीया राजानें शलेम्याचा पुत्र यहूकल 
व भासेयाचा पुत्र सफन्या याजक यांस यिर्मया 
संदेष्ट्याकडे सांगून पाठविलें कीं आम्हांसाठी आमचा 
देव परमेश्वर याजकडे प्रार्थना कर. ४ त्या वेळीं 
यिमैयाचें लोकांत जार्णेयेणें होतें कारण त्याला अद्यापि 
बंदिशाळेंत टाकिले नव्हतें. ५ त्या समयी मिसर देशां- 
तून फारोचें सैन्य आलें; ही वातो यरुदालेमास वेढा 
घालणारे खास्दी ऐकून यस्ठाळेम सोडून गेले. 
६ तेव्हां परमेश्वराचे वचन यिर्मया संदेष्ट्याला प्राप्त 
झालें तें असेंः ७ परमेश्वर, इल्लाएलाचा देव म्हणतो, 
यहूदाच्या राजानें तुम्हांस मजकडे विचारावयास पाठ- 
विलें आहे, तर त्याला सांगा, पाहा, फारोचें सैन्य तुमची 
१ अध्याय २२: २४ टीप पाहा. 





कुमक करण्यास आलें आहे तें मिसरास. स्वदेशी चरत 
जाईल. ८ खास्दी लोक परतः येऊन या नंगराशीं रुढतीक 
व.तें घेऊम अभीने जाळितील, « :प्रहमेश्र -इ्दणतो, 
खास्दी.:लोक. आम्हांला. खरोखर . सोंडंन -जांतील अले. 
म्हणून आपली फसवणूक : करून. घेऊंः-नंका;.. ते..निचून 
जावयाचे नाहींत. ' १० कारण :: तुम्दांबरेबर 'उठवणाली 
खास्यांच्या अवघ्या सैन्याचा -जरी तुमी परासव;: क्रेला 
व त्यांतले अगदीं घायाळ: झाळेळे. मात्र कांही “उरे 
तरी. ते सवे आपआपल्या तंबूत उठून उभे राहतील व 
हें नगर अभीनें जाळितील 

११ फारोच्या सैन्याच्या भीतीनें खास्यांचें सैन्य 
यरुंशळेम सोडून गेलें तेव्हां. असें झाळें की 
१२. लोकांतला आपला वांटा मिळवावा म्हणून यिर्मया 
यरुदाळेमाहून बन्यामीन प्रांतांत जाण्यास निघाला. 
१३ तो बन्यामिनाच्या वेशीत प्रवेश करितो तों तेथें 
पहारेकऱ्यांचा नायक इरीया भिन. शलेम्या बिन हनन्या 
होता; त्यानें यिर्मया संदेष््याळा पकडून म्हटलें, तूं 
खास्द्यांकडे फितूर होऊन जात आहेस. १४ यिमैया 
जात नाहीं; पण इरीया त्याचें ऐकेना; त्यानें यिमेयाला 
पकडून सरदारांकडे नेळें. १५ सरदारांनी यिर्मयावर 
संतापून त्याला मार दिला व योनाथान लेखकाच्या 
घरांत अटकेत ठेविलें; त्यांनीं त्या घराचा तुरुंग केला 
होता. १६ यिर्मया तेथल्या तळघरांत व अंघारकोठड्यांत 
राहिला; तेथें त्याने बहुत . दिवस ' काढिले 
१७ मग सिदकीया राजानें त्याला बोलावून आणिर्ठे; 
तेव्हां. राजानें आपल्या वाल्यांत त्याला एकांती 
विचारिळें कीं परमेश्वराकडचें कांहीं वचन आहे काय £ 
यिर्मया म्हणाला, आहेः तो म्हणतो, आपणाला बाबेलच्या 
राजाच्या हातीं देण्यांत येईल. १८ यिर्मया सिदूकीया 
राजाला आणखी म्हणाला, मी आपल्याविरुद्ध, आपल्या 
सेवकांविरुद्ध, किंवा या लोकांविरुद्ध कोणतें पाप केळे कीं 
तुम्ही मला तुरुंगांत टाकिळें १ १९ तुमच्या ज्या 
संदेष्टयांनीं भविष्य केळें की बाबेलचा राजा तुम्हांवर 
वया देशावर चालं करून येणार नाहीं ते कोठें 


८२९७ 


अर ऐे७१९-३े८२० | विर्भया 





योनोथान -ऱ लँ त्याला. विहिरीतून: काढ... ११ एबद-मळेख 
पाठवाल . तर. तेथे मरी” मरेन: २१. मग सिद्क्रीयॉ | बरोबर - माणसें घेऊन खजिन्याच्या ..खाळील राजगृहात 
राजाच्या आंहिनें त्यांनी -* यिर्मयाला. . पहारेकऱ्यांच्या | गेला;-: तेथून त्यानें जुनेपुराणे फडके व कुजट चिंध्या 
चौकात ठेविले 'शाथि' नगरांतील सर्व भाकरी सॅंपेषर्यंत | घेतल्या, आणि दोरांनीं. त्या विहिरींत यिमयाकडे. पोहत. 
_ अटारंआळीका रोज त्याला. एक रोटी. मिळत असेः | विल्या. :१२ ' एबद*मळेख कुकी यिर्मयाला: हणाला, 


बिन मल्कीया यांनीं : ऐकली हीं: २ अशमेचर 
न :-जो खाल्दांकडे जाडरेळ तो द्वाराच्या देवडींत आणविलें;; राजा यिर्मयाला. म्हणाला, 
अंगेळ: तोः: जिवानिशीं वुटेड. २-यरमेशर म्हक्षतो, हें | मी तुला एक गोष्ट विचारितों; मजपासून कांहीं लपवू नको 
नगर-खात्रीनें बाबेलच्या राजाच्या... सैन्याच्या हाती-जजाईळ । 9५ यिमेया तिदकीयाला म्हणाला, मी. आपणाला ती सांगि. 
ब. तो. तें. घेईल... ४ मग. सरदार राजाला: म्हणाले, या । तळी तर आपण-मळा खरोखर माखून. टाकणार नाहीं ना? 
मजुष्याला.. जिवे; मारा; कारण असलें भाषण करून या | मीं आपणाला मसलत दिली तर आपण ती ऐकावयाचे नाहीं. 
नगसंत राहिलेल्या मोदयांचे व॒ सने ठोकांचे. हात तो । १६ .सिदकीयानें गुप्तपणे यिर्मयाला प्रतिज्ञापूर्वक::म्हटळें 
लिबेळ करितो;- हा. मनुष्य. या लोकांचें. हित - नव्हे तर | आमचा जीव ज्यानें उत्पन्न केला त्या परमेश्वराच्या 
जुकसाड.; करावयास .. पाहतो. ५ तेव्हां. सिद्कीया. राजा । जीविताची शपथ, मी तुला जिवे मारणार नाहीं, 

म्हणाला,..पाहा,..तो तुमच्या हातीं आहे; सजाळा तुमच्या | तुझा प्राण घेऊं पाहणाऱ्या ह्या लोकांच्या हातीं तुला 


निखळ होता; यिमेय़ा. त्या निखलांत रुतला. ७ त्यांनीं | घराणें. बच्चावेळ; १८ पण तूं बाबेलच्या राजाच्या 
यिमैयाला...विहिरींत टाकिटें.-.असें . राजग्ह्यंतठा एबद- | सरदारांकडे . न गेलास तर हें. नगर खास्दी लोकांच्या 
मलेख.: कुत्ती, खोजा यानें . ऐकले; त्या प्रसंगी राजा | हातीं देण्यांत येईल, ते. तें अभीनें जाळितीळ व तू 
बन्यामिनी वेज्ींत बसला .होता. ८ एबद-मलेख राज- | त्यांच्या हातून सुटणार, नाहींस. १९ .सिदूकीया राजा 
ग्रह्मंतून निघाळा. व राजाकडे. जाऊन म्हणाला, ९ स्वामी- । यिमयास , म्दणाला, जे यद्वुदी. फितून खास्द्यांकडे गेळे 
महाराज, या लोकांनीं यिर्मया -संदेष्टयाला जें.सवे केलें | आहेत. त्यांची .मला भीति वाटते को ते मला त्यांच्या 
तें. फार वाईेंट केलें; त्यांनीं. त्या: विहिरींत टाकिले; । स्वाधीन: करून . माझा उपहास करितील. २० यिर्मया 
तो आहे तेथें उपासमार होऊन मरेल, . कारण नगरांत | म्हणाला, ते तुला त्यांच्या स्वाधीन करणार नाहींत 
कांहीं अन्न उरळें नाहीं. १०.तेव्हां राजाने. एबद-मलेख | १ पाठमेदः तीन. . 


टरट 





निर्मया 


_ केल्यावर -असें .झाळें कॉ ३ बाबेलच्या राजाचे सवे 


मीः“ जुळा जें सांगत. आहे. ती परमेश्वराची: वाणी 
मान: असें सी तुला. विनविर्तो,: म्हणजे तुझे: बरें. होईल 
वर तुझा : प्राण 'वांचेठ; २१ पण तूं: निघून जाण्यास 
अथान्य? :असलास- तरं परमेश्वराने .-* झला  -प्रगेट 
केलेलें वचन हे आहे: २२. पाहा, वहूदाच्या राजाच्या 
घरी. ज्या. स्रिया : उरल्या आहेत त्या सर्वांस बाबेलच्या 
राजाच्या. सरदारांकडे  आणितील आणि त्या. 
म्हणतील, तुझ्या जिवलग म्रित्रांनीं तुला दगा दिला; 








असतां ते निघून गेळे आहेत. २३ तुझीं सर्वे बायका- 
पोरें खाल्द्यांकडे नेतीळ;. तू. त्यांच्या हातून सुटणार 
नाहींस, बाबेलच्या' राजाच्या हाती पड्यील; तु. हें 
नंगर अभीने जाळण्यास कारण होशील. २४ सिदूकीयां 
यिर्मयाला म्हणाला; हीं : वचनें कोणाला कळूं देऊं नको, 
म्हणजे तूं ठार व्हावयाचा-नाहींस;-२५ पण. मी तुझ्या- 
अरोबर बोललो असें ऐकून. सरदार .तुजकडे आले व 


- सुला. म्हणाले कीं तूं राजाला काय बोललास ते आम्हांला 


सांग; आम्हांपासून कांहीं लपवूं नको, आम्ही तुलां ठार 
मारणार माहीं; राजा तुला काय बोलला तेंहि सांग; 
२६ तर तूं त्यांस म्हण, राजानें मळा योनांथानाच्या घरीं 
-मरावयास परत पाठवूं नये असा मीं त्याला अज केला. 
२७ मग त्या सर्वे सरदारांनी यिर्मयाकडे येऊन त्याला 
'विचारिलें; तेव्हां राजानें त्याला जे शब्द बोलण्याची 
आक्ञा केली होतीं त्या सर्वे शब्दांनी त्यानें त्यांस उत्तर 
केळे. ते त्याच्याबरोबर आणखी कांहीं बोलले नाहींत; 
कारण त्यांना ती गोष्ट समजली नाहीं. २८ याप्रमाणें 
'यर्हलेम हस्तगत होई तोंवर यिर्मया पहारेकऱ्यांच्या 
चौकांत राहिला. 
१ यहूदाचा राजा हि«क्रीया याच्या कार- 
३९ कादांच्या नवव्या वर्षीच्या दहाव्या मासी 
बाबेलाचा राजा नबुखद्रेस्सर ब त्याचें सव सैन्य 
यरुडाळेमावर चाळून आलें व त्यांनीं त्यास वेढा घातला; 
२ सिदूकीयाच्या कारकीर्दीच्या अकराव्या वर्षी, चोभ्या 
मासी, महिन्याच्या नवव्या दिवशीं नगराच्या तटास 
स्वांनी खिंड. पाडली; अशा प्रकारें यरकाळेम हस्तगत 





अ० ३८४१२०-शे९४१४ 





सरदार म्हणजे नेगेल-शरेसर,..ससगार-नबो,-. सर्सखीम,: 
रब-सारीस, नेगेट-ठारेसर, ... रब-माग. व. .बाबेठाच्या 
राजाचे वरकड सरदार हे: .सवै. मधल्या -वेक्ींत. येऊन 
बसळे:- ४ हें. फाडून महूदाचा. राज्ञा सिदकीया व सर्व 
योद्धे यांनीं पलायन. केळें;.:ते रात्री: राजाच्या बागेच्या 
वाटेने, दोहों तरांमधल्या .वेशीर्ने . नगराबाहेर निघून 


' गेछे; राजा . अराबच्या: मा्गोनें गेला. ५ खार्द्यांच्या 
त्यांनी तुला चीत केलें व तुझे पाय चिखलांत स्तछे । सैन्याने 


त्यांचा. पाठलाग करून यरीहोच्या मैदानांत 
सिद्कीयास गांठिळें; त्यांनीं त्याला. पकहून . हमाथ 
ग्रांतांतळें रिब्ला येथें बानेळचा राजा  नबुखद्वेस्सर याज- 
पुढें आणिलें; त्याने त्याची शिक्षा ठरविली. ६ रिब्ला 
येथें....बाबेलाच्या राजानें सिट्कीयाच्या डोळ्यांदेखत 
त्याचे पुत्र वघिछे;* त्याप्रमाणेंच बाबेलच्या . राजाने 
यहूदाचे सर्वे मानकरी वघिले. ७ आणखी त्यानें सिदू- 
कीयाचे डोळे. -फोहून त्याला बाबेलास रवाना करण्या- 
साठीं बेब्यांनी. जखडिळें.. ८ खास्दी लोकांनीं. राजगृह 
व लोकांचीं घरें अमीनें जाळिलीं व यरुहळेमाचा कोट 
मोडून टाकिला... तेव्हां गारद्यांचा नायक नबूजरदान 
यानें नगरांत अवदिष्ट राहिळेळे लोक, आणि जे फितून 
त्याच्याकडे गेळे. होते ते आणि जे कोशी लोक झेष 
राहिळे होते. ते. अशा सर्वांस कैद करून बाबेलास 
नेळें. १० तथापि जे लोक लाचार असून ज्यांच्या- 
जवळ: कांहींएक नव्हतें त्यांस गारद्यांचा नायक. नबू- 
जरदान आने. यहूदा देशांत राहू दिलें; त्याच प्रसंगी 
त्याने त्यांस द्राक्षांचे मळे व शोते दिलीं. ११ मिर्मया- 
विषयीं तर बाबेलचा राजा नबुखद्रेस्सर यानें गारद्यांचा 
नायक नबूजरदान यास ताकीद केली कीं १२ त्याला 
नेऊन त्याची चांगढी व्यवस्था ठेव; त्याला कांहीं इजा 
करूं नको; तो तुला सांगेल तशी त्याची व्यवस्था ठाव. 
१३ तेव्हां गारद्यांचा नायक नबूजरदान: याने आणि 
नबूशजबान, . रब-सारीस, नेगल-छेरेसर, रब-माग व 
बाबेलच्या राजाचे सर्वे सुख्य अमलदार १४ यांनीं 
माणसें पाठवून यिर्मयास. पहारेकऱ्यांच्या चौकांतून 
काढिळें व घरीं न्यावे म्हणून त्यास गदल्या बिन 


८२९ 


३९४१४-४०:१४ 





अहिकांम 'बिंन झाफान याच्या स्वाधीन केलें; . येणे- 
* अभष्णें तो लोकांत जाऊन राहिला. 

१५ यिर्मया. पहारेकऱ्यांच्या चौकांत कैदी होता 
तेव्हां परमेश्वराचे, वचन त्याला प्राप्त झालें तें असें 
१६ जा, ' एबंद-मठेख कूशी याला सांग कीं | 
परमेश्वर, इस्ाएलाचा- देव म्हणतो; पाहा; मी आपल्या | - 


वचनाप्रमाणे या नगराचे हित. नव्हे तर आहित 
होहैळ असें करीन; त्या दिवशीं तुझ्यादेखंत ती. वचने 
पूर्ण होतील. १७ तुला तर त्या दिवशी भी सुक्त 
करीन असें. परमेश्वर म्हणतो; ज्यांची तुला भीति 
वाटते. त्यांच्या हातीं तुला देणार नाहींत. १८ भी 


खात्रीनें तुझा बचाव करीन; तू तरवारीने पडणार: 


नाहींस, तूं जिवानिशी सटश्ील; कारण तूं. मजवर 
भिस्त ठेविली असें परमेश्वर म्हणतो. 


कर; किंवा तुला सोईचें वाटेल:तेथे जा. मग गारव्यांच्या 
नायकाने त्याला -अन्नसामभ्री व इनाम देऊन रवाना 
केटें. ६ तेव्हां. यिर्मया निघून मिस्पा. एथे गदल्या बिन 
अहीकाम याजकडे गोला वर दे्यांत जे लोक उरले होते 


. त्यांच्यामध्यें जाऊन राहिला. 


७ : बोबेलच्या राजाने गदल्या बिन अहीकाम यास 
देशाचा अधिपति नेमून पुरुष, स्रिया, मुळें, देशां- 


' तीळ सवे. लाचार व ज्या कोणास पकडून बानेलास 


नेळें नव्हतें ते सवे त्याच्या स्वाधीन केले आहेत असें 
जेव्हां रानावनांत असलेल्या .सेनानायकांनीं व त्यांच्या 
लोकांनीं ऐकले, ८' तेव्हां ते, म्हणजे इस्माएल. बिन 
नथन्या, कारेहपुत्र योहानान व योनाथान, सराया 
बिन .तान्हुमेथ, नटोफाथी' रके :याचे पुत्र, व यजन्या 


| (हा एका माकाथाचा पुत्र) हे व त्याचे लोक गदल्याकडे 


: | मिस्पास आले. ९ : गदल्या :बिन अहीकाम निन शाफान 


१ गारयांचा नायक नबूजरंदान यानें यरु 

९१७ शेम व यहूदा यांतील जे लोक बंदिवान कलन 
बावेलास नेले संवौबरोबर यिर्मयासहि 

_ बेल्या घाढून रामा येथें आणिलें होते; तेथें त्याने 
यि्मयाची सुटका केल्यानंतर गिर्मयाला बवन प्राप्त शाळे 
तें हे; २ गारांचा नायक यिर्मयाला धोलावून म्हणाला, 
तुझा देव परमेश्वर यानें हे अरिष्ट या स्थळावर येईल 
असें जाहीर केलें; ३ परमेश्वराने तें आणिलें व' 
आपल्या - म्हणण्याप्रमाणे केलें; तुम्ही परमेश्वराविरूद 
प्राप केळे व त्याची वाणी मानिली नाहीं म्हणून हें 
- लुमच्यावर आठे. ४ आंतां पाहा, आज तुझ्या हातांत 
असलेल्या बेल्यांपासून भी तुला युक्त करितों; तुला मज- 
अरोबर बानेलास येणें बरें वाटलें तर ये, भी तुझी 
चंगली . व्यवस्था ठेवीन; पण मजबरोबर बाबेलास येणें 
तुला बरें न वाटलें तर येऊं नको; पाहा, सगळा देश 
तुजपुढें आहे; तुला बरें. व सोईचें वाटेल तिकडे जा. 
५ तो परतला नाहीं तोंच तो त्याला म्हणाला, गदल्या 
बिन अहीकास बिन झाफान यास बाबेलच्या राजानें 
यहूदाच्या नगरांवर. अधिपति नेमठें आहे त्याजकडे 
थरत जा, व त्याच्याबरोबर लोकांमध्ये जाळन वस्ती 


यानें त्यांस व त्यांच्या लोकांस शपथेभर. सांगितलें कीं 
खाल्यांची सेवा करण्यास भिऊं नका; देद्यांत वस्ती. 
करा, बाबेलच्या राजाची सेवा करा, म्हणजे तुमचें 
कल्याण होईल. १० पाहा भी तर जे खात्दी आम्हा- 
कडे येतील त्यांच्या तैनातीसाठी मिस्पा एथे राहतो; पण 
तुम्ही द्राक्षारस, प्रीष्म व्हुततील फळें ड॒ तेल यांचा संचय 
करून आपल्या भांड्यांत भरून ठेवा व तुम्ही ताब्यांत 
घेतलेल्या. नगरांत राहा. ११ त्याचप्रमाणें मवाबांत 
अम्मोनी लोकांमध्ये, अदोमांत व सवे देशांत जे यहूदी 
होते त्या सर्बोनी जेव्हां ऐकळें कॉ बाबेलाच्या राजाने. 
यहूदाचा अवशेष देशांत राहू दिला आहे व त्याजवर 
गदल्या विन अहीकाम बिन शाफान नेमिला आहे, 
१२ तेव्हां ज्या ज्या ठिकाणी त्यांस हाकून दिलें होतें 
तेथून सवे यहूदी परत यहूदा देशांत मिस्पा येथें 
गदल्याकडे आले व त्यांनीं द्राक्षारस व ग्रीष्म इतूंतील 
फळें यांचा मोठा संचय केला. 

१३ याखेरीज योहानान बिन कारेह व रानावनांत 
असलेळे सव सेनानायक हे. मिस्पा येथें गदल्याकडे 
आहे. १४-ते त्याला म्हणाळे, अम्मोनी लोकांचा राजा 
बाठीस याने आपला ओव घेष्यासाठी नथन्याचा पुत्र 


४२० 








_ पांठविळें आहे हे. आपणाला ठाऊंक आअंहे' 
,. कथ ३: बेणे गदल्या बिन अहीकाम. याला त्यांचें खरें 


.. वाटेला. १५: तेव्हां योहानान बिन कारेह गंदल्यासे. 


* मिर्वा£ एथ गरप्तपर्णे म्हणाला, मला जाऊन इस्माएठं 
बिन नथंन्या यास ठार करूं द्या; हे कोणाला कळांवयाचें 
नाही; त्यानें आपला प्राण कां घ्यावा. घेतल्यास आपणाकडे 
जमळेळे सवे येहृदी पांगतील व'- यहूदाच्या अवशेषांचा 
नाश .होडेल;:: १६ ' पण गदल्या बिन अहीकाम हा 
योहानाक- बिन. कारेह यास म्हणाला, असें करूं नको 
कार: तूंल्शैमाएलाविषयी खोटेंनाटें सांगत आहेस. 

. . * "१ सातव्या महिन्यांत असें झालें कीं इस्मा* 
९४१ रळ जिन नथन्या निन अलीशामा, जो राज- 
:..'0  वैशांतठा“असून राजाच्या मुख्य अमल्दारांपकी 
होता. तो. व..त्यांजबरोबर दहा माणसें हीं गदल्या बिन 


अहीकाम याजकडे मिस्पा एथे आलीं; मिस्पा एथे ते एका | 


पंक्तीला बसून जेवले. २ त्या प्रसंगीं इस्माएल जिन 
नथन्या व. त्याच्याबरोबरचीं दहा मनुष्ये ह्यांनी उठून 
गदल्या भिन अहीकाम बिन झाफांन ज्यास बाबेलच्या 
राजानें देशावर अधिपति. म्हणून नेमिले होतें त्यत्स 
तरवारीने ठार मारिले. २ त्याप्रमाणेंच मिस्पा एथे गदल्या- 
जवळ जे सवे यहृदी होते. त्यांस व तेथे असलेले क्षास्दी 
योद्धे यांसहि इश्माएलानें जिवें ' मारिळे. ४ त्यानें 
गदल्याचा वध केला ही गोष्ट बाहेर फुटण्यापूर्वी दुसऱ्या 
दिवशीं असें झाळें कीं ५ शखेम, शिलोव शोमरोन येथून 
ऐशी मनुष्ये आलीं; त्यांच्या दाढ्या मुंडळेल्या, त्यांचीं 
वें फाडिलेलीं, त्यांच्या अंगास घाय झालेले, व. पर- 
मेशवराच्या मंदिरांत अर्पावयासाठीं हातीं अन्नार्पणें व 
ऊद असलेलीं अशीं तीं आलीं. ६ इश्माएल बिन नथन्या 
हा मिस्पा येथून त्यांस सामोरा गेला; तो वाटेने रडत 
गेला; त्यांची भेट झाल्यावर तो त्यांस म्हणाला, गदल्या 
बिन अहीकाम याजकडे: बला. ७: ते झहराच्या मध्य 
भागी आल्यावर असें झालें: की इइमाएल- बिन- नथन्या 
यानें व त्याच्या साथीदारांनी त्यांस जिवें मारून विहिरीत 

दिलें; ८. पण त्यांपैकी दहा जण इदमाएलास 
म्हणाळे कीं आम्हांस मारून टाकू नको; कारण 





अ० :४०$१४-४१५१७ 





| आमच्याजवळ: शेतांत. लपवून ठेविलेला . गहूं, : जव, 
| तेळ व मंध यांचा सांठा आहे. .तेव्हां त्यानें त्यांस सोहून 
' दिलें, - त्यांच्या बांधवांबरोबर त्यांस भारिळें नाहीं. 
| ९ इद्माएलानें पूर्वी ज्यांस -मारिलें होतें त्यांची प्रेते 


त्यानें गदल्याच्या धाजूला एकां. विहिरींतः टाकिलीं होती. 


. (.ही विहीर -आसा-शाजार्ने इत्साएलाचा राजा बाझ्ा याच्या 
. मीतीनें खणिली 'होती; ) ही विहीर इश्माएळ निन नथन्या 
- यानें प्रेतांनी भरून'- काढिली. १०. तेव्हां इरमाएळाने 


मिश्पा एर्थे :-असळेळेः सवे अवशिष्ट :लोक: पकहून नेले; 
राजकन्यांस व. मिस्पा : एर्थे. राहिळेल्मा : सवे - लोकांस 


" गारद्यांचा नायंक नबूजरदानः यार्ने गदल्या. बिन अहीकाम 
| याच्या तस्वाधीन- केलें. होतें त्यांस नेळें;- इऱ्माएल' भिन 
. नंथन्या यानें त्यांस: बंदिवान कशून नेलें, व तो अम्मोनी 
. लोकांकडे जावयास निघाला. 


. ११. सग योहानाने ब्रिन कारेह. व त्याच्याबरोबर 
असलेळे सैन्याचे. सर्व नायक यांनीं इशमाएळ बिन 
नथन्या यानें केलेल्या सवे दुष्क्मांची बातमी ऐकली. 
१२ तेव्हां ते बरोबर सवे माणसें घेळन इदमाएल जिन 


| मोठा तठाव आहे तेथें त्यास ग्रांठिळें. १३ तेव्हां असें 


झालें "की इतमाएलाबरोबर असलेल्या सर्व लोकांनी 
योहानान बिन कारेह. व. त्याबरोबरचे सैन्याचे सर्व 


नायक * यांस 'पाहिळें तेव्हां त्यांस. आनंद झाला. 


१४ जे सर्व लोक इ्माएलानें मिस्पा. एथून पकहून 
नेळे होते ते उलटून. योहानान बिन कारेह याजकडे 
गेले; १५ पण इश्माएल बिन नथन्या आठ असामींसह 
योहानानापासून निसटून अम्मोनी लोकांकडे गेला. 
१६ मग - गदल्या बिन अहीकाम यांस मारल्यावर 
इर्माएल. बिन नथन्या यानें जे योद्धे, स्रिया, मुळें 
व॒ खोजे यांस धरून मिस्पा एथून नेलें होते, त्यांस 
योहानान* -ब्रिम -<कारेह व. :र्‍्याच्याबद्रेबरः असठेले . 
सैन्याचे सवे नायक यांनी मित्पा- येथें त्यांच्या* हातून 

गिघोनाहून परत आणिलें त्या - सर्व: अवशिष्ट 
छोकांस. घेऊन, १७ ते मिसर देश्यास जाण्याच्या 
हेतूनें बेथलहेमनजीक गेरूथ-किम्दाम येथें. खाल्यांच्या 


<२१ 


अ० ४१५१५७-४२५२० 


. विर्मया 





भीतीनें जाऊन: राहिले; १८ त्यांस : त्यांचें--भय होर्ते, 
कारण बाबेलाच्या राजानें ज्या. गदल्या बिन अहीकाम यास. 
देशाचा अधिपति नेमिलें होतें त्यांस इर्माएल बिन 
नंथन्या यानें जिवें मारिले होतें. गि, 
:१-तेव्हां सैन्यांचे सवे नायक .आणि योहानान 
'निन कारेह ब यंजन्या बिन होझ्याया आणि लहान- 
थोरे सवे लोक जंवळ येंऊन, '२.यिर्मया संदेष्याला 
म्हणाले, आमत्ञी. एवढी विनंति मान्य: करा; आपणाला. 
दिसत आहे कौं:आम्ही बहुतांपेकीं थोडेच राहिलो आहो; 
तर आम्हां सर्वे अवशिष्ट लोकांसाठी परमेश्वर आपल्य देव 
याजकडे प्रार्थना 'करा की. ३ आम्ही - कोणत्या मार्गानें 
जावें व काय करावें हें परमेश्वर आपला-देव यानें आम्हांस 
दाखवावे. '४ मगर : यिर्मया संदेष्य त्यांस .. म्हणाला, मीं 
तुमचें म्हणणें ऐकळें आहे; पाहा, 'मी तुमच्या. म्हणण्या- 
प्रमाणें बरमेशर तुमचा देव याची प्रार्थना करीन व जें 
कांहीं परमेश्वर तुम्हांविषयीं. सांगेल तें मी तुम्हांस कळवीन; 
तुम्हांपासून :कांहीं लपविणार -नाहीं. ५ ते. ' यिमयास 
पहहणाळे, परमेश्वर. आपला देव आपल्या इ्स्ते जें. वचन 
आम्हांस सांगून पाठवील त्या सर्वाप्रमाणें आम्हीं न केलें 
तर परमेश्वर आमच्याविरुद्ध खरा : व. किव्वसनीय.'.साक्षी 
असो: ६ परमेश्वर. आमचा देव याजकडे आम्ही आपणाला. 
फठवितों, त्याचें : म्हणणें. बर्‍्याचें. असो कीं वाईेटाचें 
असो आम्ही ते ऐकू; म्हणजे परमेश्वर आमचा देव 
यांची वाणी ऐकल्यास आमचें -कल्याण होईल. : 

७ दहा दिवसांनीं परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला 
आप्त झाळे, ८ तेव्हां योढानान बिन कारेह व त्याच्या 
बरोबरचे सैन्यांचे सवे नायक व लहानथोर सर्व लोक 
यांस त्याने बोलाविले, ९ आणि त्यांस म्हटलें; तुम्हॉ 
आपली विनंति इस्राएलाचा देव परमेश्वर . याच्यापुढे 
सादर करण्यास मला पाठविें; तो असें. म्हणतो. 
१० या देशांत: अजूनहि तुम्ही राहाल तर मी तुम्हांस 
उभारीन, 'पोडून टाकणार नाहीं; तुमची लावणी करीन, 
उपटून टाकंणार नाहीं; कारण मीं तुमचें अनिष्ट केलें 
यांचा मला. अनुताप होत आहे. ११ ज्या बाबेलच्या 
राजाचीः तुम्ही भीति धरितां त्याला मिळं नका; परमे- 





श्वर म्हणतो, त्याला भिऊं नका; कारण तुमचा बचाव 


करण्यास व त्याच्या हातून तुम्हांस मुक्त करण्यास मी 
तुम्हांबरोबर आहे... १२ मो तुम्हांवर. प्रसाद करीन 
म्हणजे .त्याचा प्रसाद तुम्हांवर. होईल व तो. तुम्हांस 
तुमच्या देशीं वस्ती करूं देईल; १३ पण तुम्ही जर 
म्हणाल, -आम्ही या देशांत राहणार नाहीं, म्हणजे तुमचा 
देव परमेश्वर: याची. वाणी ऐकणार नाहो, १४ आणि 
असें म्हणाल, नाहीं, आम्ही मिसर देद्यांत जाऊं, तेथें 
आमच्या नजरेस युद्ध प्रडणार नाहीं, तेथें. करण्याचा 
शब्द आम्हांस ऐकू येणार नाहीं व भाकरीवांचून आम्ही 
भुके मरणार नाहीं, आम्ही तेथेंच वस्ती करूं; १५ तर 
हे यहूदाचे अवशिष्ट लोकहो, तुम्ही परमेश्वराचे वचन 
ऐका: . सेनाधीश परमेश्वर, . इत्याएलाचा देव म्हणतो, 


क्लिसर देशांत जाऊन तेथें कांहीं दिवस राहण्याचा तुमचा 


निश्वयच असला तर १६ ज्या तरवारीची तुम्हांस 
भीति वाटत आहे. ती तेर्थे मिसर देशांत तुम्हांस 
गांठीळ, व. ज्या दुष्काळाची तुम्हांस भीति वाटते, तो 
मिसर देशांत तुमच्या पाठोपाठ येईल; तेथें तुम्ही मराल. 
१७ ज्या -माणसांनीं मितर देशांत जाऊन कांहीं दिवस 
राहण्याचा निश्चय .केला आहे ते सवे तरवार, दुष्काळ 
व मरी यांनीं मरतील; भी त्यांवर अरिट आणीन तेव्हां 


' त्यांपैकी एकहि उरणार नाहीं किंवा सुटणार नाहीं. 


१८ . कारण सेनाधीश परमेश्वर, इत्चाएलाचा देव म्हणतो, 


. माझा क्रोध व संताप यांचा जसा यरूालेमांत राहणार्‍्यां- 


वर वर्षाव झाला तसा तुम्ही मिसर देद्यांत गेल्यावर तुम्हां- 
वर होईल, व तुम्ही निर्भत्सेना, विस्मय, शाप व निंदा 
यांचे विषय व्हाल, व हें ठिकाण तुमच्या दृष्टीस पुन: 
पडणार नाहीं. १९ हे यहूदाचे अवशिष्ट लोकहो, परमे- 
श्वराने तुम्हांस सांगितळें आहे' कीं मिसर देहास जाऊं 
नका; मी तुम्हांस आज बजावून सांगत आहे हे पर्के 
लक्षांत ठेवा. २० या प्रकारें तुम्ही आपला जीव जोखमांत 
घातल! आहेः कारण परमेश्वर तुमचा देव याकडे मला 
पाठवून तुम्दीं म्हटळें क्री परमेश्वर आमचा देव याची 
आम्हांसाठीं प्रार्थना कर व परमेश्वर आमचा देव सांगेल 


_ तें सवे आम्हांस कळीव ह्हणजे त्याप्रमाणे आम्ही कळ; 


८२३२ 


अ० ४२५२१-४४:७ | 





व ऑज॑ मीं तुम्हांस कळविलें आहे; तरी परमेश्वर 


- 'ुझचा देवे योनें माझ्या. द्वारें तुम्हांस जें सांगून पाठविटें. 
: दयातल्या. कशयाबिषयींहि तुम्ही त्याची वाणी ' ऐकली 


नौंही; २२ म्हणून ज्या स्थलीं जाऊन राहण्याची 
- .. तुमची मर्जी लागली आहे तेथें तुम्ही तरवार, दुष्काळ 
उुमिक्षन्व मरी यांनीं मराल हे पर्के समजा. ग 





20: दे. झग असें झालें की परमेश्वर त्यांचा देव 
]- यार्ने जीं वचनें यिर्मयाच्या हस्ते लोकांकडे 


पाठविली ती सर्वे त्या. सर्वांस सांगण्याचे 
यिर्मयाने - संपविले. २ तेव्हां अजेऱ्यां बिन होशाया, 
योहानान _ बिन कारेह आणि सर्व गर्विष्ठ मनुष्ये 
यिर्मयाला म्हणाली, तू खोटें बोलतोस; तुम्ही. मिसर 
देशांत जाऊन कांहीं दिवस राहूं नका असें कळविण्यास 
परमेश्वर आमचा देव यानें तुला पाठविलें नाहीं; ३ तर 


सू आम्हांस खास्यांच्या हाती द्यावें आणि त्यांनीं |. 


_आम्दांस जिवें मारावें, आम्हांस बंदिवान करून बाबेलास 


"न्यावे म्हणून बारूख बिन नेरीया तुळा आमच्या-. 


विद्ध मथवीत आहे. ४ .योहानान बिन कारेह, 
सवे सेनानायक व सर्वे लोक यांनीं यहूदा देशांत 
राहण्याविषयीं परमेश्वराची वाणी ऐकली नाही; 
५ तर ज्या सवे राष्ट्रांत त्यांस. धालविळें होतें त्यांतून 


यहूदाचे जे अवदििष्ट लोक येंहूदा देशांत राहण्यास 


परत आले होते त्या सर्वांस योहानान बिन कारेह 
व॒ सवे सेनानायक यांनीं आपल्याबरोबर नेलें; 
६ पुरुष, स्त्रिया, मुळें, राजकन्या, यांस गारद्यांचा नायक 
नबूजरदान याने गदल्या बिन अहीकाम बिन शाफान 


याच्या हृवालीं केलेल्या सवे लोकांस आणि यिर्मया संदेष्टा ' 


आणि बारूख ज्रिन नेरीया यांस त्यांनीं नेलें; ७ ते 
झिसर देशास गेळे; त्यांनीं परमेश्वराची वाणी ऐकली 
नाहीं; ते तहपन्हेस एर्थे जाऊन पोहचले: ८ तहपन्हेस 
येथें यिर्मयाला परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें तें असें: 
९ आपल्या हातीं मोठे धोंडे घे व यहूदाच्या लोकांसमक्ष 
तहृपन्हेस येथल्या फारोच्या राजग्हाच्या द्वाराशीं जो 
चौक आहे त्यांत ते चुना लेपून छपवून टाक; १० आणि 
१ अध्याय ४२:१ येथें यजन्या. 


त्यांस सांग, सेनाधीश परमेश्वर, इख्राएलाचा देव म्हणतो, . 
'पाह्य, मी बाबेलचा राजा, माझा सेवक नबुखद्रेस्सर; यास 


बोलावून आणीन, व हे जे घोंडे मीं छपवून ठेविले 
आहेत त्यांवर त्याचें सिंहासन ठेवीन; मग तो त्यांवर 
आपला भव्य गालिचा . पसरील. . ११: तो येऊन मिसर 
देशावर मारा करील;' जे मरावयाचे.. ते मरणाच्या, जे 
बैद्धिवासांत जावयाचे ते बदिवासाच्या व जे. तरवारीने 
वंधावयाे ते तरवारीच्यो स्वोधीन . करण्यांत येतील. १२ 
शिवाय मी मिसरी दैवतांच्या ग्रहांत अभि पेटवीन: तो राजा 
त्यांस जाळील व बंदिवान करून नेईल; मेंढपाळ झापळें 
अंग जसें वस्नानें वेष्टितो तसा तो मिसर देशाने स्वतःस 
वेष्टील व शांतीर्ने तेथून निघून जाईल. १३:तो मिसर 
देशांतले जे बेथ-शेमेश त्याचे स्तंभ मोडून टाकील व 
मिसर देशांतील देवतांची ग्र्हें तो अभीने जाळील. 


१ जे यहूदी भिसर देशांत, म्हणजे मिग्दोल, 

९४% वदपन्देस, नोफ व पथ्नोस प्रांत यांत वस्ती 
' _ 'कुरूत होते त्यांजबिषयीं यिर्मयांला जे वचन 

प्राप्त झालें ते हें: २ सेनाधीश परमेश्वर, इल्वाएलाचा देव. 
म्हणतो, मीं यरुडलेमावर व यहूदाच्या सर्वे नगरांवर 
जें. अरिष्ट आणिलें तें सर्वे तुम्ही प्रत्यक्ष पाहिलें आहे; 
पाहा, आज तीं उजाड व निजैन झालीं आहेत; ३ त्यांनीं 
जाऊन धूप जाळिला व त्यांस, तुम्हांस व तुमच्या 
वडिलांसहि अज्ञात असलेल्या अश्या अन्य देबांची सेवा त्यांनीं 
केली; असा दुष्टपणा करून त्यांनीं मला व्विडविळें म्हणून असें 
झालें. ४ मी तर आपले सवे सेवंक जे संदेष्टे त्यांस तुम्हांकडे 
पाठवीत आलों; मोठ्या निकडीनें त्यांस तुम्दांकडे पाठवून 
सांगत असें कीं या अमंगळ कर्माचा मला वीट आहे; 
तें कू नका. ५ तरी पण अन्य देवांला धूप जाळण्याचे 
सोहून देऊन आपल्या. दुष्टतेपासून वळण्याचें ते ऐक- 
तना व आपला कान देतना. ६ ह्यामुळें माझां संताप व 
कोथ यांचा वषोव झाला, तो यहूदाची नगरे व 
यरुळळेमाच्या आळ्या यांत पेटला; ती ओसाड, च 
वैराण झालीं आहेत हें “आज दिसत आहे. ७ ह्यास्तबं 
आतां. सेनाधीश परमेश्वर, इस्पएलाचा देव म्हणतो 


डऱ्रे 


य्अर:वधऊ-२ड 





_ तुर्स्ही. आपल्या हातच्या -क्रर्मानीं मला. विडवावे. ओणि 
'यडूदांतले. - तुमचे . पुरुष, . स्त्रिया, बालके व. तान्ही. 


यांचा उच्छेद होऊन तुमच्यातला कोणीं शिल्लक राहूं “नये, 
असें आपल्या जिवावर कां. अरिष्ट आणितां १ ८ कारण 


तुम्ही .ज्या मिसर :देशांत कांहीं दिवस राहण्यास गेलां. 


"आहां त्यांत. :अन्य- देवांस धूप जाळिल्यामुळें तुम्ही 
आपला.उच्छेद कशन, घ्याल :व पएथ्वीवरच्या सवव राष्ट्रांत 
झापास.'चः अम्रतिष्ठेस . पात्र. व्हाल... ९ यहूदा देशांत व 


यरशलेमाच्या :<. आळ्यांआळ्यांतून . केलेलीं तुमच्या 


पूवेजांची दुघ्कृत्ये,-यहूदाचे राजे व त्यांच्या ल्रिया यांची 
दुष्कृत्ये, - तुरची: स्वतांचीं .व तुमच्या स्त्रियांची . दुष्कृत्ये 


ह्यांचा “तुम्हांला विसर पडला काय १? १० ते अजून 


नम्र झाले नाहींत, त्यांस 'भीति वाटत नाहीं, व तुम्डांस 
व तुमच्या :पूर्धेजांस- मीं ठावून दिळेळें. आपलें ध्मेशासत्र 
व आपले विधि याप्रमाणें ते चालत नाहींत. ११ ह्यामुळे 
सेनाझ्रीडा .. प्रमेश्वर,... इस्सएलाचा. देव. म्हणतो, तुमचें 
पप करण्यासाठीं. व. सूवे यहूदाचा. :उच्छेद : करण्या. 

तुर्दांस, .विन्सुखध - होडेन. :१२ ,मिसर ' देशांत 
जाऊन. कांही. दिक्स. राहण्याचा. यहूदाच्या. -अवशिष्ट 
लोकांनीं .निश्वय़ केला. त्या सर्वावर माझा हात. पडून 
त्यांचा .-नायनार .होईळ; मिसर -देझ्यांत. ते , पडतील, 
तरवारीने. व, दुष्काळाने . त्यांचा . नायनाट. होईल 
लहानथोर... तरवारीने व दुष्काळाने पावतील; त्ते 
निभैत्सना, :: व्रित्मय, शाप . व निंदा. यांचे. .विषय 
होतील... १-३ मीं यरुशलेमास. शिक्षा केली. तशी मिसर 
देझांत.. जाऊन... राहिळेल्यांस तरवार, दुष्काळ व सरी 
यांनीं. शिक्षा करीन. १४ यहूदाचे जे अवशिष्ट लोक 
यहूदा -देशास परत... जाण्याच्या आशेने मिसर देशांत 
कांहीं. दिवस. राहिळे.- आहेत व स्वदेशी परत. जाऊत़ 


राहण्याची. फार .अपेक्षा करीत आहेत त्यांतळा . कोणी 


निभावणार... किंवा . उरणार .. नाहीं;, पळून . जाणाऱ्या 
लोकांखेरीजः त्यांतला कोणींहि परत ज्राग्रार नाहीं. 
१५. तेव्हां आपल्या . स्रिया ..-अन्य देवांस 


जाळितात हे-ज्या घुरुषांस: ठाऊक होते.त्यांनी आणि. तेर्थे ' 


उभ्या. असळेल्या- सवे ज्ञियांचा. मोठा समुदाग्र व मिसर 


देशांतील: पध्रोसांत राहिलेळे :सव लोक “यांनीं. - यिर्मयाला 
१६: तू. परमेश्वराच्या. नामाने 
आम्हींस वचन सांगितठें आहे तरी: आम्ही तुझें. ऐक- 
णार नाहीं, -१५७ आम्हीं पूर्वी जसें केलें: म्हणजे आम्हीं 
आमच्या पूर्वजांनी; आमच्या. राजांनीं:.व. आमच्या सर 
दारांनीं यहूदाच्या. नगरांत: व .यस्ठालेमाच्या - आळ्यांत 


जसें केळें त्याप्रमाणे. आकादराणीस .. धूप जाळण्याविषयी व 
तिला. प्रेयार्पणें आर्पिण्याविषयीं आमच्या तोंडून नि्धाळेळा 
'प्रत्येक._ शब्द आम्ही खरा करून दाखवू; कारण 


त्या काळीं. आम्हांस अन्नाची चंगळ असे, आमची 
आबादानी असे व. आम्ही कांहीं. अनिष्ट. पाहत नसू; 
१८. पण आम्हीं, आकाशराणीला धूप जाळण्याचे व तिला 
पेयार्पणें करण्याचें. बंद केळें तेव्हांपासून आम्हांला से 


-गोष्टींची:.. वाण .पडली, आणि तरवारीने व दुष्काळाने 


आमचा नायनाट . होत चालला. आहे. .१९ आम्ही 


.स्रिया आकाढाराणीस धूप जाळीत होतों व तिला. पेया- 


पणे. करीत होतों तेव्हां तिच्या प्रतिमेच्या पोळ्या करून 
तिद्ला पेय़ार्पणें करीत होतों; ते. आमच्या नवर्‍्यांच्या 
मतावांचून करीत होतों. काय £ २० मग ज्या 


पुरुषांनी, ल्ियांनीं व लोकांनीं यिर्मयाला हें उत्तर दिलें 
त्या सर्वांस तो. म्हणाला, २१ तुम्ही व तुमचे पूर्वेज, तुमचे 


राजे व तुसचे सरदार आणि, देशांतीलळ, लोक. या 
सर्वांनी यहूदाच्या नगरांत व यरालेमाच्या आळ्यात 
धुप जाळिला. त्याचें परमेश्वराला स्मरण नाहीं का झालें १ 


त्याच्या .ळक्षांत तें नाहीं. का आलें १? २२ तुमच्या 


कमाचा दुष्टपणा व. तुम्ही केलेलीं घोर कर्मे हीं परमेश्वराला 
इतःपर सहन होईनात; म्हणूनच तुमचा देश ओसाड, 
वैराण, झापग्रत्त व निर्जन झाला. आहे, हे. आज 


दिसतच आहे. २३ तुम्ही धूप जाळिला, परमेश्वराविर्दध 


पाप केलें, परमेश्वराची वाणी ऐकली नाहीं, त्याचें 
धमेदयारर, त्याचे विधि व्‌ त्याचे निर्बध यांनीं तुम्ही 


। चाललां. नाही; म्हणून तुम्हांवर हे अरिष्ट आलें आहे 


हें आज. दिसतच आहे. 
-.. २४ यिमेया त्या सवे लोकांस व . सवे. तियांस 


१ अथवा : तिच्या पूजेसाठी पोळ्या ... 





ऱ्द्ड्डं 


- यिमया 





उदणाल्, यहुदांतळे जे तुम्ही सगळे -लोक मिसर देशांत 


आहां ते तुम्ही परमेश्वराचे वचन ऐका. २५ सेनाधीश 
परमेश्वर,.- इत्राएलाचा देव म्हणतो, तुम्हीं व तुमच्या 
ज्रियांनीं -आपल्या तोंडांनीं तें बोलून हातांनीं सिद्धीसहि 
नेळें ..झाहे. तुम्ही म्हणाला, आकाशराणीस : धुप' 
जाळण्याचे व तिला पेयार्पणें आर्पिण्याचे आम्हीं केलेले 
- .नवस फेडटंच, तर तुम्ही आपले नवस. कराच व फेडाहिं. 


२६ तरी प्रण यहूदांतले जे सर्त्े-. तुम्ही. मिसर देशांत 
राहत भाहां. ते. तुम्ही परमेश्वराचे .ववन ऐका: परमेश्वर 


म्हणतो, पाहा, मीं आपल्या थोर नामाची शपथ वाहिली 
आहे कीं अखिल, मिसर देशांत, परमेश्वराच्या जीविता: 
ची शपथ, असें. म्हणावयास माझें नाम यहूदांतल्या 
माणसांपैकी . कोणाच्या . . मुखांतून निघणारच नाहीं. 
२७ पाहा, त्यांचें अभीष्ट नव्हे तर अनिष्ट व्हावें 


: म्हणून मीं त्यांच्यावर नजर ठेवीनं; आणि मिसर देशांत. 
दुष्कांळांनें ह. ममी 


असलेल्या यहूदांतल्या सवे लोकांचा 
क्षय होत जाऊन शेवटीं ते अंत पावतील. २८ तरवारीं- 
पासून निभावळेले. असे अगदीं थोडे लोक सिसर 
देशांतून यहूदा देशांत. परत. जातील; आणि जे 
यहूदाचे सर्वे अघशिष्ट लोक मिसर देशांत कांहीं. द्रिवस 
राहण्यास गेळे आहेत त्यांना, माझा. शब्द खरा ठरतो 
कीं, त्यांचा खरा ठरतो, हें. कळून येईल. २९ परमेश्वर 
म्हणतो, . माझी वचनें तुमच्या. अनिष्टाचीं ठरतील हें 
तुम्हांस कळून यावें म्हणून मी यां ठिकाणीं तुम्हांस 
शिक्षा करीन, हेंच तुम्हांस चिन्ह होय. २० परमेश्वर 
म्हणतो, पाहा, यहूदाचा राजा सिदकीया याचा वैरी 
जो आबेलाचा राजा नबुखट्टरेस्सर तो त्याचा धात करण्यास 
पाहत होता, त्याच्या हातीं मीं त्याला दिलें त्याप्रमाणें 
सिसरी राजा, फारो हफ़ा यास मी त्याच्या वैर्‍्यांच्या 
व त्याचा घात करूं पाहणाऱयांच्या हातीं देईन. 


१ यहूदाचा राजा योज्षीयाचा पुत्र यहोया- : 


९१९९ डोम याच्या कारकीर्दीच्या चौथ्या वर्षी बारूख 


बिन नेरीया यानें यिर्मयाच्या तोंडचीं हीं कवने 


पुस्तकांत लिहिलीं तेव्हां त्यास यिर्मया संदेष्टा हें वचन 


अर ३४:२४--४९५!९ 
बोलला :- २ हे बाझ्खा, परसेश्वर, इस्राएलाचा देव 
तुला. असें म्हणतो : - ३ तूं म्हणालास, हाय हाय. ! 


परमेश्वराने माझ्या केशांत दुःखाची :भर घातली आहे, 
मी कण्हून कण्हून थकलो. आहें, मला. कांही चैन पडत 
नाहीं. ४ यास्तव त्याला सांग, परमेश्वर. म्हणतो, पाहा, 
मीं जें उभारिलें तें मोहून टाकीन, मीं जें लाविलें तें 
उपटून टाकीन; सर्वे प्रथ्वीची हीच वाट: ५ तूं आपणा- 
साठीं मोठाल्या गोष्टींची  वांच्छा करितोस काय ? ती 
करूं नको; पाहा, मी. सवे मानवांवर अरिष्ट आणीन 
असें परमेश्वर म्हणतो; पण जेथें जेथें तू जाशील तेथें 
तेथें त्र जिवानिशीं सुटशील. .. 


१ परमेश्वराचे राष्ट्रांविषयीं जें वचन यिर्मया 
द्‌ संदेष्ट्यास प्राप्त झालें ते हें 
२ मिसराविषयीं; मिसर देशाचा राजा फारो 
नखों याचें सैन्य ककेमीशाजवळ फरात. नदाच्या काठी 
होतें; यहूदाचा राजा. योश्ीयाचा पुत्न यहोयाकीम 
याच्य़ा कारकीदीच्या चौथ्या वर्षी बाबेलचा राजा नबु- 
खद्वेस्सर यानें त्या सैन्याचा निःपात केला त्याविषयी: : 
३ ढाळ व. कवच सिद्ध करा, युद्धास उभे राहा; 
४ रथांस घोडे जुंपा; घोड्यांवर स्वार व्हा; ' गिरल्ञाण 
घालून उभे राहा; भाळे घासून साफ करा; व्िलखत 
घालां. ५ माझ्या दृष्टीस हें कां पडत आहे ६ ते दहत 
बंसली म्हणून मार्गे फिरले आहेत, त्यांचे वीर पराभूत 
झांठळे आहेत, ते पळ काढीत आहेत, मार्गे पाहत नाहींत; 
चोहोकडे भीतिच * भीति आहे, असें परमेश्वर म्हण- 
तो. ६. चपळांस पळूंन जातां येणार नाहीं, वीरांस निस- 
टून जातां येणार नाहीं; उत्तर दिशेस फरात नदाच्या तीरी 
ते. ठोकर खाऊन पडत आहेत. ७ नीळ नदीप्रमाणें 


। हा कोण चढून येत आहे. १ त्याचें जल नद्यांभ्रमाणें 


उंसळत आहे. ८ . नील नदीप्रमाणें मिसर उसळतं 
आहि; त्याचें जल नद्यांप्रमाणे उसळत. आहे; तो म्हणतो, 
मी चढाई करून जाईन, मी एथ्वी व्यापून टाकीन; मी 
नगराचा व त्यांतील रहिवाऱ्यांचा नादा करीन. ९ अश्वां- 
नो, दौड करा; रथांनो, भरधाव चाला; वीरहो, पुढें 


<३५ 


गर ४६८:५९-कफेऊर 





_ ढालाईेते कूड व'फूट, धनुधौरी. धनुष्य वाकवि-- 
चै० तो दिक्स 


णारे लदीं हे तुम्ही सर्वे चाळू लागा 
प्रभु, सेनाधीश ' परमेश्वर याचा आहे, अपल्या- शत्रूंवर 
सूड उगविण्याचा तो दिवस आहे; तरवार. खाऊन तृप्त 
होईल, ती त्यांचें. रक्त पोटभर पिह; कारण प्रभु, 
सेनाधीश परमेश्वर थोने उत्तर देशीं - करांत नंदाच्या 


तीरी यह. मांडिला आहे. ११. हे ' कुमारिके, मिसरकम्ये, 
चढून गिलादास जा, तेर्थे मंठम थे; तू॑ औषधोपचारांची 


व्यर्थ ' गदी केली आहे; - तुश्या घायाला मलमपट्टी 
नोहीं. ::१२९. राष्ट्रांनी तुझी अपकीर्ति ऐकली आहे, 


तुझ्या आक्तोशारने पृथ्वी भरंली जहें;. कारण चीराळा. 


वीर टकर देऊन एकत्र पडत आहेत. 


१३-बानेलेचा सजा : नबुखद्रेस्सर : येऊन मिसर. 


देशावर मारा करील, 'त्याबिषग्री : यिर्मया संदेष्टयाला 
परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाठें-तें हे 
१४ हे: मिसर देशांत विदित करा, 


संबे कांहीं तरवारीने खाऊन टाकिले आहे: . १५. तुझ्या 


वासरांसारखे आहेत; ते आपली पाठ. फिरवून 
सगळेच पळून जातात; ते तोंड देत नाहींत, कारण 
त्यांच्या नाझ्याचा दिवस, . त्यांच्या पारिपत्याचा समय 
त्यांच्यावर आला आहे. २२ सर्प सरसर चालतो तसा 
तिचा आवाज होतो; ते सैन्यासह येतात; ठाकूडतोड्यां- 
प्रमाणें ते. तिजवर कुऱ्हाडी घेऊन येतात. २३ पर- 
मेश्वर म्हणतो, . ते तिचें वन तोडीत आहेत, त्या 
सेन्यांचा अजमास. करितां येत नाही; ते. टोळांहून 
असंख्य आहेत, ते अगणित आहेत. २४ सिसरकन्येची 
अंब्रे गेली आहे; तिला उत्तरेच्या लोकांच्या हातीं दिलें 
आहें. २५ सेनाधीशं परमेश्वर, इताएलाचा देव म्हणतो, 
पोहा, नो एथला आमोन, फारो, मिसर. व त्यांची देवते 
आणि राजे, फारो व त्यांजवर मिस्त ठेवणारे यांचा 
मी समाचार घेईन; २६ त्यांचा घात कह पाहणारे, 


,। बाबेलचा : राजा 'नबुखद्रेस्सर॑ व त्याचे सेवक यांच्या 
: श्िण्दोळांत : 
म्हणा, "उभा राहा, सत्त हो; : कारण - तुझ्याभोवताल्चें 


"हातीमी त्यांना देईन; तरी पुढें त्यांत पूर्वकालाप्रमाणें 
पुनः बस्ती होईल असें परमेश्वर म्हणतो, ९७ हे 
माझ्या सेवका. याकोबा, तू भिऊं नको; हे. इला- 
एला, :कच खाऊं नको; पाहा, मी तुला दर्‌ देशांतून 
अचावून आणीन, तुझ्या. संततीस , बंदिवासांतून 
सुक्त करीन; याकोब परत येईल, तो. निर्भयपणे 
विश्रांति पावेळ, त्यास -कोंणी  घाक घालणार नाहीं. 


॥ २९८ परमेश्वर म्हणतो, माझ्या सेवका याकोबा, तूं मिळं 


नको;. कारण भी तुंजबरोबर आहें; अ्या राष्ट्रांत 
मीं तुळा हाकून दिलें आहे, त्या सर्वांचा मी सवेस्वी 
नाश करीन, पण तुझा. सवेस्वो: नाश करणार." नाहीं 
तरी मी तुझें योग्य शासन करीन, तुला दिषव्हा .केल्या- 


| वांचून सोडणार नाहीं 


जीविताची शपथ, डोंगरांमष्यें जसा ताबोर व्‌ समुक्र- 


१ १ कारोनें गरल्जावर मारा केला त्यापूर्वी 
९४९७ पटिध्यांविषयीं परमेश्वराचे बचन यिर्मयाला 


२ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, उत्तरेकडून पाणी चढत 
आहे, त्याचा मोठा लोंढा होत आहे; देव व त्यांतील 
सवे कांही, नगर व त्यांतळे रहिवासी या सर्वास तो 
श्‌ 








टं . बंबील; लोक आक्रोश करितील, देशांतळे सर्वः रहि- 
घोसीः-हांयंह्ाय करितील. २ त्याच्या धोच्यांच्या खुर्च्या 
टापोधुळे, त्यांच्या रथांच्या नादामुळे, व त्याच्या 


चाकांच्या  घडघडाटाने बडिलांचे हात गळाल्यामुळें “ते . 
मुलांकडे . सुदां पाहावयाचे 
४. . पलिष्ट्यांच्या नाशाचा दिवस: येत: 


मारे वळून आपल्या 
नाहींत. 
आहे; सोर व सीदोन यांला साहाय्य करणारा 'जो 
कोणी उरला असेल त्याचा उच्छेद होईल; परमेश्वर 
पलिष्ट्यांचा म्हणजे कफतोर. द्वीपांतील अवविष्ट लोकांचा 
नाश करणार आहे. ५. गजाचें वपन. झालें. आहे; 
त्यांच्या-खोऱ्यांतें. उरळेळें अष्कलोन : नष्ट झालें आहे; 
तूं कोठवर आपणास जखमा करून घेशील £ ६ हे 'पर- 


मेश्वराच्या तरवारी,- तूं. केव्हां स्वस्थ राहणार. £ तूं प्रत 


झापल्या म्यानांत जा,. विराम. पाव; स्वस्थ राहा. ७ पर- 
मेश्वरानें तिला आज्ञा केली आहे, तर ती कशी: स्वस्थ 
राहील £ 'अष्कलोन व समुद्रकिलारा यांवर तिला त्यातें 
नेमिले आहे. 


१ मवाबाविषयीं: सेनाधीरा परमेश्वर, 

९४८ इ्लाएलाचा देव म्हणतो, - अरेरे ! बिचारे 
न नबो; ते. ओसाड. झालें .आहे; कि्योथाईहेमाची 
फजिती झाली . आहे, तें. हस्तगत झालें. आहे; 


मिस्गाबाची फजिती... होऊन . तें भंगले. आहे.. 


२ मंवाबकन्येची कोर्ति ::-नाहींक्षी  झ्ञाली आहे. 


हेशबोनांत . तिजविरुदध॑ कट करीत आहेत; 'ते. 


म्हणतात, चला, आपण: तिचें. राष्ट्र्व मोडून टाकू. हे 
मदमेना, तू. सामसूम होशील; तुझ्यामागे तरवार 
कागेल. ३ होरोनाईमाकडून जुळूम ! प्रचंड नाश ! अक्षी 
आरोळी ऐकूं येत आहे. ४ मवाबाचा नाश झाला आहे; 
त्याच्या हीनदींन झालेल्या लोकांची आरोळी ऐकूं येत 
आहे. ५ ते रडत रडत लूहीथाचा चढाव चढत आहेत; 
होरोनाईमाच्या उतारावर नाश ! नाश ! अशी संकटाची 
आरोळी ऐकूं येत आहे. ६ पळा, आपला जीव वांचवा, 
क्मांत॑ल्या झुडुपासारखे व्हा. ७ तुझीं कर्मे व तुझे निधि 
यांवर तुझी मिस्त होती म्हणून तूं हत्तगत होशील; 


अ० ३७:२-४८५१९ 


कमोरश आपळे याजकं क सरदार यांसह बंदिवान होऊन 
जाईल. ८. प्रत्येक नगरावर ळछटारू- येईल; कोणतेंहि 
नगर निभावणार नाहीं; खोरे: नार. पावेल; 'वठार . 
उद्‌ध्वस्त होईल असें परमेश्वर बोलला . आहे. ९"मबाबास 
पंख दया म्हणजे तो उडून निघून -जाहेट; : त्याचीं नगर्रे 
उजाड होतील, त्यांत:. . कोणी : राहावयांचा . ' नाहीं. 
१० जो परमेश्वराच्या कार्याची हयगय करितो तो 
झापित होवो; जो रक्तपातापासून आपली. : तरवार 
राखितो तो शापित होवो. ११ मान. लहामपणापासून 
सुखांत आहे, स्थिर राहिल्यामुळे. गाळ खालीं . चसळेल्या 
द्राक्षारसासारखा: तो आहे; त्याला या पात़ांवून. त्या:यात्रांत 
ओतिलें. नाहीं, तो. ब्रंदिवान “होऊन गेला नाहीं, म्हणून 
त्यांची रुचि तज्ीच कायम आहे; त्याच्या : वासात 
कांहीं. फरक :-झालेला नाहीं. १२. ह्यासुळे प्ररमेश्वर 
म्हणतो, पाहा, असे दिवस येत आहेत. -्कीं द्राक्षारस 
पात्राची उळ्थापालथ -करणाऱ्यांस.. मी. . त्याच्याकडे 
पाठवीन, ते त्याची उलथापालथ करितील; ते...त्याचीं 


। पात्रें रिकामी करितील, .त्याच्या घागरी फोडून टाकि- 


तील. १३ आपल्या भरवशाचा विषय' जें. बेथेल 
त्याच्यासंबंधाने इस्राएल फजीत झाला तंसा मवाब 
कमोशासंत्रंधार्ने फजीत. होईल. १४: आम्ही वीर आहों, 
युद्धाच्या कामीं::शर आहों, असें तुम्ही. का. म्हणता £ 
१५. मवाब ओसाड . झाला आहे, त्याच्या. नगरांवर 
लोक. चढाई करून गेले. आहेत, . .त्यांचे निवडक 
तरुण- वध. पवण्यास खालीं उतरून .रोले.आहेत, असें 
राजेश्वर .. म्हमतो; त्याचें. नाम सेनाधीश.. परमेश्वर. 
१६ मवाबावर अरिष्ट येऊन ठेपळें आहे, त्याची विपत्ति 
त्वरा करीत. आहे. १७ त्याच्या आसपास असणारे व 
त्याचें नांव जाणणारे तुम्ही सर्वे त्याच्यासाठी शोक करा; 
म्हणा, मजबूत वेत्र, वैमवी दंड कसा मोडिला आहे ! 
१८ दीबोननिवासी कन्ये, आपल्या वैभवापासून खालीं 
उतर, रुक्ष भूमीवर बैस; कारण. मवाबाचा विध्वंस कर- 
णारा तुझ्यावर चाळ करून आला आहे, त्यानें तुझ्या 
दुगोचा विध्वंस केला आहे. १९ अरोएराच्या रहिवा- 
सिनी, रस्त्यावर उभी राहून पाहा; पळून जाणाऱ्यास व 


८२9७ 


अ० ४८११ ९.४७ : 


निभावलेलीस विचार कीं: काय झालें आहे?..२० मवाब 
फजीत झाला; हायहाय करा; रडा; .मवाब ओसाड 
झाला आहे हें आर्ोनांत सांगा. २१. सपाट प्रदेशाला 
झासन झालें आहे; होलोन, याहस, मेफाथ;: २२ दीबोन 
नबो; जेथ-दिबलाथाईम, २२ - कियोयाईम,- बेथ-गामूल' 


बेथन्मौन,* २४ 'करीयोथ,; बला, आणि मवाब देशातली 


दूरची ध. जवळची नंगरें यांस शासन झाठें आहे. 
२९५ परमेश्वर म्हणतो, मेवाबाचें “रंग मोडिठें आहे, 
त्यंत्वा. हात मोडिला आहे. २६ त्याला बेहोश करा 
कारण: त्यानें परमेश्वराविरुदध बढाई मारिली आहे; मवाब 
* आपल्यां. वांतींत लोळेल, तो हास्यविषय होईल. 
_.२७' इस्राएल ठुझा. हास्यविषय नव्हता का? तो चोरां- 
मध्यें आढळला काय £ जेव्हांजेव्हा तै. त्याची गोष्ट 


_ काढावीस तेव्हतेव्हां. तूं. आपली मान हालवावीस. 


"२९८ मवाबाच्यां रहिवाऱ्यांनो, नगरें सोडून झ्या व 
कड्यांतून वस्ती: करा; केपारींच्या बाजूला कोटे करणाऱ्या 
"पोरेंब्यासारखे' व्हा. २९ आम्ही मवाबाचा गर्व ऐकून 
२आहीं, तो अति गर्विष्ठ आहे; त्याचा ताठा, . त्यांचा 
अहंकार, . त्योचा अभिमान, ' त्याची उन्मत्तता आम्ही 
ऐकून आहों. “३० परमेश्वर म्हणतो, त्याचा क्रोघ 
त्याची पोंकळ बेढाई, - मला ठाऊक ' आहे; ती. व्यर्थ 
उरली आहे. ३१ ह्यासुळें. मी मवाबाविषयीं हाय हाय 
करीन; अवघ्या, मवानासाठीं ' आर्क्रदनः करीन; कीर- 
हरेसच्या लोकांसाठी शोक करितील..:३२ हे. सिन्मेच्यी 
द्राक्षलते, ' तुजसाठी याजेरच्या आक्रोझ्ञोहून ' अधिक 
आक्रोश करीन; ” तुझ्या खांद्या. समुद्रापेठीकडे . गेल्या 


होत्या, -यांजेर सरोवरापर्यंत त्या . पोहचल्या होत्या 


तुझ्या श्रीष्मक्रत्‌तील फळांवर व द्राक्षांच्या हंगामावर 
"“ छटारू पडला आहे. ३३ फळबागेंतून, मवाब देशांतून 
आनंद व हर्षे नाहींसा केलेला आहे; द्राक्षकुंडांत द्राक्षारस 
नाहीं असें मीं केलें आहे; हृर्षनाद करून द्राक्षे कोणी 
तुडविणार नाही; हषेनाद होईल तो दारक्षे तुडविणाऱ्यांचा 
नसणार. १३४ हेशबोनाहून एलालेघर्यत, याहसापर्यंत 
आरोळी होते; सोअरापासून होरोनाईमापर्यंत, एम्लोथ- 
आलिशीयापर्यंत आरोळी होते; कारण निम्रीमारचें पाणी 


यिर्मया 


आटले आहे. २५ परमेश्वर म्हणतो, तर्सेच मबाबांतून 
उत्यस्थानीं अपेण वाहणारा, व आपल्या दैवतांस घूप 
दाखविणारा नाहींसा होईल असे; मी करीन. ३६ ह्यामुळें 
मवाबासाठीं माझे हृदय वायुवाद्यांसारखें नाद करीत आहे, 
कीर-हरेसच्या . लोकांसाठी माझे हृदय वायुवाद्यांसारखे 
नाद करीत आहे; त्यानें संपदिळेळें विपुल धन ल्यास 
गेलें आहे. ३७ प्रत्येक डोके भादरलें आहे; प्रत्येक दाढी 
सुंडली आहे; सर्वाच्या हातांवर घाय आहेत, कमरांला 
गोणताट आहे. ३८ मवाबाच्या सवे घाब्यांवर, त्याच्या 
सर्व ' चबाठ्यांवर चोहोकडे शोक चाळ आहे; कारण 
नापसंत पात्राप्रमाणें मीं मवाबाचा फोडून चुरा. केला 
आहे, असें परमेश्वर म्हणतो. ३९ तो कसा भंगला 
आहे ! तें कसे हायहाय करीत आहेत ! मवाबाने लाजून 
कशी आपली पाठ फिरविली आहे ! मवाब आपल्या 
सवे. श्ेजाऱ्यापाजाऱ्यांस हास्य व बिस्मय यांचा त्रिषय 
झाला आहे! ४० परमेश्वर म्हणतो, पाहा, तो गरुडा- 
सारखा उडेल व मवाबांवर आपले पंख पसरील. 
४१ करीयोथ हस्तगत झालें आहे, त्याचे दुर्ग सर केळे 
आहेत; त्या . दिवशीं मवाबांच्या वीरांचे मन वेणा 
देणाऱ्या ज्लीच्या मनासारखें होईल. ४२ भवाब नाझ 
पावून राष्ट्रर्प राहणार नाहीं, कारण त्याने परमेश्वरा- 
विरुद्ध बढाई मारिली आहे. ४२ हे. मवाबनिवासी, 
भीति, गतो व पाश हीं तुला प्राप्त झालीं आहेत असें 
पॅरमेश्वर म्हणतो. ४४. जो भीतीपासून निभावेल तो 
गर्तेत फ्डेठ; जो 'गर्तेतून बाहेर येईळ तो पायांत अड- 
केल; कारण. मी त्याजवर म्हणजे मवाबावर समाचार 
घेण्याचें वर्षे. आणीत आहे, असे परमेश्वर म्हणतो. 
४५. पळून ' जाणारे हेशबोनाच्या .छार्यंत निर्बेळ होऊन 
राहत आहेत;' कास्ण हेझबोनांतून अभि, सीहोनांतून 
ज्वाला निघून मवाबाच्या सीमा, व दंगेखोरांची माथी 
खाऊन टाकीत आहे. ४६ हे मवाबा, तू हायहाय कर- 
णार ! करमोशाचे लोक नष्ट झाले आहेत ! कारण तुझे पुत्र 
बेदिवान करून नेले आहेत, तुझ्या कन्या बंदिवान करून 
नेल्या आहेत, ४७ तरी पुढील काळीं मी मवाबाचा 
बेदिवास उलटवीन, असें परमेश्वर म्हणतो. येथें 


८३८ 


अ०:४८५४७-४९५१९ 





। अभानाच्या:ज्ञासनाचें कथन संपटें 


2 टीधो १-अम्मोनी लोकांविषयी : परमेश्वर म्हणतो 
ह काग£ इलाएलास कोणी पुत्र, कोणी वारस 
,. 5." बाही काय £ तर मिठेकोम दैवतानें गाद कां 
घेतळें.£. त्याचे. लहोक गादाच्या नगरांतून कां बस्ती 
करून आहेत १ २ यास्तव परमेश्वर म्हणतो, पाहा,:असे 
दिवस येत आहेत कीं त्यांत अम्मोन्यांच्या राब्या. नमरा- 


विरुद्ध मी. रणशब्द ऐकावयास. लावीन; तें .नासाडीचा 


- . ढिग्रार होईल, तिच्या. कन्यांस.. अम्नीने जाळितील 
इद्माएछ आपले वारस झालेल्यांचा वारस होईल, असें 
परमेश्वर म्हणतो. ३ हे हेशबोना, हायह्ाय कर ! 
कारण आय उजाड. केलेलें. आहे; राब्याच्या कन्यांनो, 
रडा ! आपल्या अंगाला ग्रोणताट. गुंडाळा; शोक करा. 
आवारांतून इकहून तिकडे धावा; कारण मिलकोम दैवत, 
त्याचे याजक व सरदार यांसह,.. बंदिवान होऊन जाईल, 


४ तू खोऱ्यांचा,. आपल्या . सुपीक. खोऱ्यांचा. कां. अभि- 


मान.. बाळगितेस 2.. अगे. मला..सोहून जाणारे कन्ये, तू. 
आपल्या निधींवर मिस्त ठेवून. म्हणालीस, मजवर . कोण 
चाळून येणार 2 . ५ प्रभु सेनाधीरा परमेश्वर म्हणतो. 
पाहा, तुझ्या आसपास जे कोणी आहेत. त्यांच्यांतून 
मी तुजवर दहरत आणितों; :तुम्हांतीक एकुणएकास 
हाकून 'डाबितील,,.भटकणाऱ्यांस एकत्र. करावयास कोणी 
राहावयाचा नाहीं. ६ तरी पुढें मी अम्मोन्यांचा बेदि- 
वास उलटवीन, असें. परमेधवर म्हणतो. 


७ अदोमाविषयीं : सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 
तेमानांत आतां शहाणपण उरलें नाहीं ना £ समंजसांचें 
शहाणपण ल्यास गेळें ना £ त्यांचें सवे शहाणपण 
संपले ना £ ८ ददानच्या रहिवाऱ्यांनो, पळा, फिरा, 
दडून राहा; त्याचा समाचार . घेण्याची वेळ आली 
म्हणजे मी एसावावर नेमिलेळें . अरिष्ट त्याजवर 
आणीन. ९ द्राक्षे गोळा करणारे. तुजकडे आले. म्हणजे 
ते कांहीं सरवा राहूं देणार. नाहींत; रात्री. .चोर . आले 

१. अथबद्ा 4 त्यांच्या राजानें 


तर्‌ त्यांस इवेंई तितकें मिळे तोंवर .ते नासधूस करितील. 
१० - तसें मी--एसावास- उघडेंबोडके केळे. आहे, मॉं 
त्याचीं गुप्तस्थानं :उघडीं -केलीं आहेत; त्याला “लपता . 
यरेत 'नाहीं;.. त्याचा . वंश; त्याचे :भाळबंद व. त्याचे 
शेजारी नष्ट - झाले. आहेत, तो - यत. झाला आहे. 


११ तुझे अनाथ राहूं--दे;. मी - त्यांस जीवंत. ठेवीन; 


तुश्या. विधवा. मजबर. भरवसा ठेवोत. १२. कारण 
'पूरसेश्वर म्हणतो,. पाहा, न्यायाने पाहतां. ज्यांस पेला 
पर्यावयाचा- नव्हता त्यांस तो प्यावा लागेल;. तर तू, 
कोणतीहि -दिक्षा झाल्यावांचून राहशील काय ? त्‌ 
शिक्षा झाल्यावांचून राहणार नाहींस, . तुला पेला 
प्यावाच लागेळ. १३ परमेश्वर म्हणतो, मी आपल्या 
ज्ञीबिताची शपथ. वाहिली. आहे. कॉ बला विस्मय, 
निंदा, उजाडी व झाप यांस पात्र होईल; त्याचीं सवे 
नगरे कायमची ओसाड होतील. १४ .मीं परमेश्वरा- 
कडून वर्तमान ऐकले आहे; राष्ट्रांत. जासूद . पाठविला 
आहे; तुम्ही .सवे एकवट व्हा, तिजवर ,-चढाई . करा, 
युद्धास उभे. राहा..! १५ कारण पाहा, मीं. तुला राष्ट्रास 
मध्यें सुदर केलें आहे, मानवांमध्यें तुला. तुच्छ केळे. 
आहे. १६: जी... तूं. कब्याच्या कपारीत :- राहत्मेस 
ठेकडीच्या माथ्याचा आश्रय करून बसत्येस, :त्या तुला 
तुझ्या : विक्राळप्रणानें, तुझ्या. मनाच्या गर्वाने .'फसविटें 
आहे; तू. आपलें -कोटें. गरूडाप्रमाणें उच ठिकाणीं. केलें 
असलें, तरी तेथून मी तुला खालीं. आणीन, असें 
परमेश्वर म्हणतो. १७. अदोम विस्मयास.. पा - होईल; 
प्रत्येक येणाराजाणारा तिला पाहून विस्मय पावेल, 
तिच्या. सवे. पीडा पाहून तिचा उपहास करील. 
१८ परमेश्वर म्हणतो, सदोम वः गमोरा व त्यांजवळचे 
गांव जसे उदृष्वस्त झाळे त्याप्रमाणें तेथें कोणी राहाव- 
याचा नाहीं; एकहि मनुष्य तेथे. बिऱ्हाड, करणार. नाहीं, 
असें परमेश्वर म्हणतो. १९ पाहा, तो यादेंनेच्या घोर 
अरण्यामधून येणाऱ्या सिंहाप्रमाणे त्या. मजबूत वस्ती- 
व्र येईळ; मी अदोमास त्या वस्तीपासून. एका क्षणांत 
प्रळवीव, .व॒ज्याल्य निवडतील त्यास तिज़वर. नेमीन; 


| कारण मजसमान कोण आहे £ मला. न्यायसभेंसमोर 


<.३.९ 


-अ०-४९४१९-१०:२ 





कोण आणील १ 'कोणतो मेंढपाळ मंजसंमोर उभा 
राहीळ ! २० 'ह्यात्तच परमेश्वराने अंदोर्माविरुदध केलेला 
संकल्प व'तेमानाच्या रंहिवाऱ्यांविषयीं -केलेल्या योंजना 
ऐका: ते त्यांस, केळपांतील ल्हानसहार्नास, निश्वंयें नेतील, 


त्यांची वस्ती त्यांच्यामुळे खात्रीनें विस्मय पोविले. 
२१ त्यांच्या पतंनांच्या आवाजाने: एथ्वी कांपतं आहे; 


आरोळी होत आहे, . तिचा आंवाजः तांबल्या समुद्रांत 
ऐकूं येत आहे. २२ पाहा, तों गरुढासारखा'* येऊन 


"झडप घालील; तों बरूयावर आपले पंख'पसरील;- त्या. 


दिवशीं अदोमाच्या वीरांचे मन वेणा देणाऱ्या स्रीच्या" 


२३ दिमिष्काविषयी: हताथ व' अरपांद फजीत 
झाले आहेत; त्यांनीं वाईट वतैमान- ऐकटें आहे, त्यांच्या 
काळजाचें पाणी पाणी झालें आहे; समुद्र क्षुव्ध. झाला 
आहे; तो , शांत  :होळ शकत नाहीं. २४. दिमिष्क 


नगरीचा धीर सुटला आहे; ती पळून जाण्यास तेयार . 


झाली आंहे; दहदतीने तिळा पछाडिळें आहे; प्र 


होणाऱ्या ्ञीप्रमाणें केश व वेदना तिला: | 
भंहित. २५ प्रशंसंनीय नगरी, माझ्या आवडीची मगरी . 
ळोककां सोहन गेले नाहींत £: २६ ह्यामुळें त्या दिवशीं : 


तिचे. तरुण तिच्या चवाठ्यांवरं पडतील; सर्व ' वीर 
स्तब्ध होतील असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणती. २७ भी 
दिमिष्क नगरीच्या तटांत अभि पेंटवीन, तो बेन-हदादाचे 
वाडे खाऊन' टाकील. 


२८ केदार व हासोरांचीं संस्थाने यांवंर बानेलाचा 
राजा नबुखद्वेस्सर यानें मारा केला त्याविषयी 


परमेश्वर म्हणतो, उठा, केदारावर चढाई करा; 


पूर्वेच्या लोकांचा नाश करा. २९ ते त्यांचे तंबू व कळप | - 


नेतील; त्यांच्या कनाती, - त्यांची सवव पात्रे, व॑ त्यांचे 
उंट ते आपल्यासाठी घेऊन जातील; चोहोकडे दहदात 


आहे. असें ते .त्यांस सांगतील. ३० हासोराच्या ' रहि- . 
वाऱ्यांनो, पळा ! दूर भटका, दडून राहा असें परमेश्वर | 


म्हणतो; कारण -“बाबेलाचा . राजा नबुखंद्रेंत्तर यार्ने 


तुमच्याविरुदध संकल्प केला आहे, तुमच्याविरुद्ध त्याने 
योजना केली आहे. ३१ उठा ।. स्वस्थ व बेफिकीर 
राहणार्‍या राष्ट्रांवर चढाई करा असें . परमेश्वर म्हणतो 
त्यांला वेज्ी किंवा अडसर . नाहींत, ते. एकीकडे 


'राहतांत. ३२ त्यांचे उंट लटळे जातील, त्यांचे बहुत 


केळंप ळटीसं जातील; दाढीचे कोपरे छाटलेल्यांची 
दाही दिद्यांत. मी दाणादाण करीन; व चोहोंकडून 
त्यांच्यावर  अरिष्टट आणीन, असें परमेश्वर म्हणतो. 
'१३ हासोर ' हे कोल्ह्यांचें वसतिस्थान होडेल, कायमचे 
ओसाड होईल; तेथे कोणी राहावयाचा नाही, 
एकहि मनुष्य तेथें बिऱ्हाड करणार नाहीं. 


'३४ यहूदाचा राजा सिदकीया याच्या राज्याच्या 
आरंभी एलामाविषंयीं यिर्मया  संदेष्टयास परमेश्वराचे 
वचनं प्राप्त झाळें तें हें: ३५ ' सेनाधीश परमेश्वर 
म्हणतो, पाहा, त्यांच्या बलाचा . मुख्य आधार जें 
एंलामाचें धनुष्य ते मी मोडून टाकीन. ३६ एलांमावर 
आकाशाच्या चारहि भागांतून मी चार वारे सोडीन व 
त्यांस त्या चारहि दिद्यांस विखरीन; ज्यांत एलामाचे 
पाँगेळेळे लोके गेले नाहींत अर्से एकहि राष्ट्र सांपडा- 
वयाचे नाही. ३७ एलामाचा घात करू पाहणार्‍या 
त्यांच्या शत्रंपुढे॑ मी त्यांस घाबरे करीन; मी 
त्यांजवर अरिष्ट, माझा संतप्त कोघ आणीन असें परमेश्वर 
म्हणतो; मी त्यांस नष्ट करीपर्यंत तरवार त्यांच्या 
पाठीस लावीन. ३८ मी एलामांत आपलें सिंहासन 
मांडीन, आणि तेथून राजा व सरदार यांचा नाश 
करीन असें परमेश्वर म्हणतो. ३९ तरी पुढील काळीं मी 
एलामाचा बंदिवास उलटवीन असें परमेश्वर म्हणतो. 


१ खाबेलाविषयीं, खास्यांच्या देशाविषयी 

ष्र परमेश्वर जें. वचन यिर्मया संदेष्टयाच्या द्वारे 
तेह 

२ राष्ट्रमध्ये हे विदित करा, प्रसिद्ध करा, घ्वज 

उभारा; प्रसिद्ध करा, छपवून ठेवू नका; म्हणा, बाबेल 

घेतला आहे, बेळ फजीत झाळा आहे, मरोदख भभ: 


टक ० 


यिर्मया 


गा अनल त्याच्या मूर्तीची फजिती झ्षाली आहे, 
. त्वाचे'- पुतळे भभ झाळे आहेत. ३ कारण त्याच्यावर 
 उत्तरेकहून एक राष्ट्र चढाई करून आलें आहे; तें 
त्याचा देश ओसाड करील, त्यांत एकहि रहिवासी 
उरणार -नाहीं; मनुष्यापासून पशपर्यंत सवे पळाले 
आहेत, निघून. गेळे आहेत. ४ परमेश्वर म्हणतो, त्या 
दिवसांत, .त्या. काळीं इत्माएल लोक येतील, ते व 
यहृदाचे लोक जमून येतील; ते वाटेनें रडत येतील, 
परमेश्वर आपला देव याला शरण येतील. ५ ते 
सीयोनाची वाट विचारितील, आपलीं तोंडें इकडल्या 
रस्त्याकडे करून म्हणतील; चला, शाश्वत व चिस्स्सरणीय 
अशा कराराने आपण परमेश्थराबरोबर मिलाफ करू. 

६ माझे लोक चुकार मेंढरांच्या कळपासारखे झाळे 
आहेत; त्यांच्या मेंढपाळांनीं. त्यांस भ्रांत केलें आहे, 
डोंगरांवर त्यांस बहकविलें आहे; ते पहाडांपंहाडांतून 
भटकळे आहेत;. ते. आपले. विश्रांतिस्थान विसरले 
आहेत. ७ ज्यांस ते सांपडले. त्यांनीं त्या सर्वांस खाऊन 
टाकिले; त्यांचे शत्रु म्हणाले, याबद्दल आम्हांला कांहीं-दोष 
नाहीं, कारण परमेश्वर, जो न्यायाचे वसतिस्थान, जो 
त्यांच्या पूर्वजांचा आशाकंद त्याच्याविरुद्ध त्यांनीं पातक 
केलें. आहे. ८ बाबेलांतून प्रढून जा, खास्यांच्या देंशां- 
तून निघून जा; कळपराच्या पुढें चालणाऱ्या एडक्यां- 
सारखे व्हा. ९ कारण पाहा, मी.. उत्तर देशाहून मोठ्या 
राष्रांचा जमाव उठवून बानेलांवर. आणीन; ते त्याच्या- 
विरुद्ध सज्ज होतील; त्याच दिशेकडून तो हस्तगत होईल; 
रिकामा परत येत नाहीं अशा चतुर वीराच्या बाणांप्रमाणे 
त्यांचे बाण आहेत. १० ते खास्द्यांचा देश लटतील; 
त्याला लटणारे सव तृप्त होतील असें परमेश्वर म्हणतो. 
११ माझे वतन लटणाऱ्यांनो, तुम्ही जरी हषे व उद्ास 
करीत आहां, मळणी करणाऱ्या कालवडीप्रसाणें बाय- 
डत आहां, मजबूत घोड्यांप्रमाण॑ खिंकाळत आहां, 
१२ तरी तुमची माता अत्यंत ओझाळी होईल; तुमची 
जन्मदात्री लाजेल; पाहा, ते अगदीं कनिष्ठ राष्ट्र, वैराण 
जंगळ व शुष्क भूमि होईल. १३ परमेश्वराच्या संतापा- 
मुळें ते निर्जन होईल, तें अगदीं ओसाड होईल; 





अ० ५०४२-२३ 


प्रत्येक येणाराजाणारा. बाबेलाविषयीं विस्मित होईल, 
व॒त्याच्या सवे छेझांस्तत त्याचा . उपहास करील, 
१४ अहो संवे घनुर्धाऱ्यांनो, बाबेलाच्यासमोवतीं युद्धास 
उभे राह्या; त्याला बाण मारा, एकहि बाण राखून ठेवूं 
नका; कारण त्यानें परमेश्वराविरुद्ध पातक केलें आहे. 
१५. त्याच्यावर चोहोंकहून-. रणघोष करा; त्यानें हार 





खाली आहे; त्याची तटबंदी पडली आहे; त्याचे. कोट 


पाडिळे आहेत; कारण हा परमेश्वराकहन . सूड आहे; 
त्याच्यावर सूड उगवून घ्या; त्यानें केलें तसें त्याला 
करा. १६ बाबेलांतला पेरणारा, कापणीच्या वेळीं विळा 
चालविणारा नाहींसा करा; जोरदार तरवारीपुढें प्रत्येक. 
जण आपल्या लोकांकडे. वळेल, प्रत्येक जण स्वदेशाकडे 
धांव घेईल. 

१७ इ्लाएळ . भडकलेळें मेंढरू आहे; सिंदांनीं 
त्याला बुजबिठें आहे; त्याला प्रथम खाणारा अश्युरांचा 
राजा; शेवटीं त्याचीं हाडें मोडणारा आबेलाचा राजा 
नबुखद्वेस्सर. १८ ह्याकरिता. सेनाधीद परमेश्वर, इस्या- 
एलाचा देव म्हणतो, पाहा, मी अ्शुराच्या राजाचा 
समाचार घेतडा तसा बाबेलाच्या राजाचा व त्याच्या 
देशाचा समाचार घेईन. १९ मी इल्लाएलास त्याच्या 
कुरणांत परत आणीन, तो कर्मेल व बाशान यांवर 


. चरेल, एफ्राइंमाच्या डोंगरांवर व गिलादांत त्याचा जीव 


तृप्त: होईल. २० त्या दिवसांत, त्या काळीं, लोक इस्ा- 
एटाचें दुष्कर्म घुंडितील पण तें नसावयाचें; यहूदाचीं 
पातर्के घुंडितील पण त्यांस .तीं सांपडावयाचीं नाहींत; 
कारण ज्यांस मी बचावून शेष ठेवीन त्यांस मी क्षमा 
करीन असें परमेश्वर म्हणतो. 

२१ मराथाईम ( अत्यंत बंडखोर देश ) यावर 
चढाई कर, आणि पकोडच्या ( समाचार घ्यावयाच्या 
देशाच्या ) रहिवाऱ्यांवर चढाई कर; त्यांची नासघूस 


। कर, त्यांच्या पाठीस लागून त्यांचा समूळे नाश. कर, 


असें परमेश्वर म्हणतो; मीं तुला आज्ञापिल्याप्रमाणें सर्व 
कांहीं कर. २२ देशांत युद्धव्वनि होत आहे, मोठा 
नाह होत आहे. २३. हा सर्वे जगाचा हातोडा कसा 
मोइनतोहून टाकिला आहे ! बाबेल सवे राष्ट्रमध्यें - 


८४१ 


अ० ५०४२३-४५ 


_  मिमैया 





कसा ओसाड झाला आहे ! २९४ हे. बाबेला, - मीं तुज- 
साठीं सांपळा-मांडिला व तू :सांपंडला आहेस, 'पण-तुला 
कळलें नाही; तू.-सांपडलास. व तुरा पकडिळेंहि,' कारण 
तूं परमेश्वराविरुद्ध' भांडलास. . .२५.. परमेश्वराने आपलें 
शक्लागार उधघडिळें आहे,.. :: त्यांतून : . त्यानें . आपल्य़ा 
क्रोधाची हत्यारें. बाहेर :काढलीं -:आंहेत; : कारण: प्रश; 


सेनाधीश परमेश्वर 'यास  खास्यांच्या देशीं. कार्य कराव- 


याचें आहे. २९ तुम्ही “स्वः चोहोंकडून.. त्याजवर शढांडे' 
करा; त्याचीं भांडारे उघडा; त्याचे ढीग: करा; - त्याचा 
विध्वंस करा; त्याचें कांहीं शिल्लक' राहु. देऊं नका 
२७ त्याचे सर्व वीर मारून टाका; त्यांस. वघस्थली जाळे 
द्या; त्यांस: घिकार असो ! कारण त्यांचा दिवस, त्यांच्या 
समाचाराची वेळ आली आहे. : २८ बाबेल देशांतून जे 
पळून. निभावून: जात आहेत त्यांचा:घ्यनि ऐका;.. तो ध्वनि 
--आमचा देव परमेश्वर याजकडून : सूड;-: त्याच्या - भंदिरा- 
विषयींचा सूड; सीयोनास. कळवीत आहे. . २९ बाबेल 
वर तिरंदाज, सवे घलुंबोरीः यांस जमबा; - त्याच्या सर्मोर 
वर्ती तळ द्या; : त्याचा क्रांहीं, निभाव. लागूं देऊं नका; 
त्याच्या कृतीप्रमार्णि: त्याला प्रतिफळ द्या; जें: सवे . त्यानें 
केलें तसें :त्याळा: करा; कारण त्यानें . वरमेश्वराविद्द, 
इ्लाएलाच्या.. पवित्र .प्रभूविर्द. तोरा मिरविला आहे; 
१० ह्यामुळें त्याचे. तरण त्याच्या चवाम्बांवर. पडतील; 
त्याचे सवे वीर त्या दिवशीं. स्तब्ध ,होतीर असें. परमे-. 
श्वर म्हणतो. ३१ हे. गर्विष्ठा ! पाहा, मीं: तुजविरुद आहे. 
असें प्रभु, . सेनाधीशा. परमेश्वर: म्हणतो, . कारण तुझा 
दिवस, मीं तुझा समाचार घेण्याची वेळ आली आहे. 
३२ गर्विष्ठ ठोकर खाऊन पडेल, त्यात्या कोणी उचलणार 
नादीं; मी त्याच्या नगरांना भाग लावून देईन, ती त्याच्या 
भोवतालचे सवे कांही :खाऊन टाकील. | 

३३ सेनाधीश . परमेश्वर म्हणतो, - इल्लाएल . लोक 
च. यहूदी लोक ..यांजनर बरोबरच जुळम ह्वोत आहे; 
ज्या. सर्वानी. त्यांत: बंदिवान करून नेलें त्यांनी त्यांस 
धरून ठेविलें; ते.त्यांस मोकळे. सोडीनात. . ३४ त्यांचा 
उद्धारकती समर्थ -आहे; सेनाधीश परमेश्वर हें त्याचें 


. त्राम-आहे; .तो त्यांच्या पक्षाने लढेळ्च, म्हणजे मय लो 





प्थ्वीस विसावा देईल, व बाबेलच्या रहिबाऱ्यांना 
घाबरे करील. २७ परमेश्वर म्हणतो, खास्द्यांवरे 
तरवार उपसली आहे; आणि ती बाबेलाचे रहिवासी, 


.तिचे सरदार.. व. तिचे ज्ञानी यांजवर . उपसली आहें. 


३६ :वाचाळंवर तरवार उपसली' आहे; ते वेडे -बनतीळं, 
त्याच्या. वीरांवर . तरवार उंपसली आहे; 'ते. फजीतः 


होती. ३७ :त्यांच्या घोल्यांवर, त्यांच्या रथांवर व 


त्याच्यांत राहणाऱ्या सवे ' मिश्र: जातींवर तरवार 


उपसली आहे, . ते. ल्रिया बनतील, त्याच्या निघींवर 
- तरवारः उपसंली आहे, ते टीस जातील. ३८-त्याच्या 
जेलध्रवाहींसं झळ लागेल व ते सुकून : जातील; कारण 
तो देश कोरीव मूर्तीचा आहे, त्यांतल्या लोकांस 
' मूर्तव्चिं. वेड रागे आहे. ३९. ह्यास्तव* वनपश्शु रान- . 
: कुत्र्यांसह तेथें राहतील, झहांमृग तेथें राहतील; तेथें 

. कृदाकाळीं:-वस्ती होणार नाहीं;.. पिढ्यानपिढ्या तेथें 
कोणी: वस्ती करणार नाहीं. ४० . परमेश्वर म्हणतो, 
, सदोम-व ग्रमोरा. व. त्यांच्या आसपासची नगरें यांचा 


देवाने समूळ 'न्यहा केला, तसाच तेथें कोणी. राहणार 


' नांही, . एकहि. मनुष्य तेथें बिऱ्हाड करणार नाहीं. 
: ४९-पाहा, उत्तरेकहन एक राष्ट्र, मोठें राष्ट्र येत आहे; 
: एथ्कोच्या  दिगंतापासून बहुत रांड? ' उठत - “आहेत. 
' ४९ वे घनुष्य व भाळे घारण करितात; ते कूर आहेत, 
: त्यांस दयामाया नाहीं; ते सागराप्रमाणें गर्जना करितात, 
ते घोळ्यांवर स्वार झाळे आहेत. हे बाबेलकन्ये, ते. 


युद्धास सिद्ध झाल्याप्रंमार्णे' तुजवर येत आहेत. 
४३ त्यांचा लौकिक बाबेलांच्या राजानें . ऐकत्य॑ आहे, 


-त्याचे. हात गळाले आहेत; प्रसवणाऱ्या ्रीम्रमाणे केश 
. आणि कळा त्यास लागल्या आहेत. ४४ पाहा,. आर्देने- 
। च्या. धोर अरण्यांतून जसा सिंह तसा. तो त्या मजबूत 
। वस्तीवर येडेलळ; पण मी त्यांस त्या वस्तीपासून एका 


क्षणांत पळवीन; ज्यास निवडितील त्यास तीवर नेमीन; 


' कारण मजसमान कोण आहे £ मला .न्यायसभेसमोर कोण 


आणील ६ कोणता मेंढपाळ मजसमोर उभा राहील 
४५. ह्यामुळें परमेश्वराने बाबेलाविरूदध केलेरा संकल्प, 
व खात्यांच्या. देशाविरुद्ध केलेल्या योजना ऐकून घ्या; 


।ड्श्र 





ह - कळपांतील लहानसानांस, निश्वये ओढीत 

नेतील; त्यांची वस्ती खात्रीने त्यांच्यामुळे विस्मय 
याधेळ. ४६ बाबेल घेण्याच्या वेळीं झालेल्या आवाजाने 
बृथ्वी. कांपत आहे, तिचा आवाज राष्ट्रांमध्ये ऐकूं 
येत आहे. हि 


१ परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी बाबेलावर 

८११ व लेब-कामाईच्या रहिवाऱ्यांवर एका विष्वं- 
सकाच्या मनास प्रवृत्त करीत आहे. २ मी 
बानेलावर परदेशीय पाठवीन; ते त्याला. उफणतील व 
त्याचा देशा उजाड करितील; कारण ते संकटसमयीं त्याला 
चोर्होकहून घेरितील. ३ धनुर्धाऱ्यानें. धनुष्य वाकवूं नये, 
ब्विलखंत धाळून त्याने उर्भे राह नये; त्याच्या 
तरुणांवर दया करूं नका; त्याच्या सवे सैन्याचा विध्वंस 
करा; ४ म्हणजे खाल्दयांच्या देशांत लोक वध पावून 
पडतील, .त्याच्या 'आळ्यांतून विंघिलेळे पडतील. 
७ कारण जरी इखाएलाच्या पवित्र प्रभूविरुदध केलेल्या 
अपराघांनीं त्याचा देश भरून गेला आहे, तरी इत्लाएलास 
व यहूदास त्यांचा देव, सेनाधीश परमेश्वर यानें सोडिले 
नाही. ६ बाबेलांतून पळून जा, तुम्ही आपआपले 
जीव वांचवा; त्याच्या दुष्कमोमुळें तुम्ही आपला नाश 
करून घेऊं नका; कारण परमेश्वराचा हा सूड घेण्याचा 
समय आहे; त्याच्या करणीचें तो त्याला प्रतिफळ देत 
आहे. ७ बाबेल परमेश्वराच्या हातांतळा सवे प्रथ्वीस 
मस्त करणारा सोनेरी पेला होता; राष्ट्रे त्याचा द्राक्षारस 
प्याली म्हणून तीं वेडीं झाली आहेत. ८ बाबेल एका- 
एकी पडून भंगठा आहे; त्याबद्दल हायहाय करा; 
त्याच्या जखमेसाठीं मलम घेऊन जा, त्याला गुण 
येईल. ९ आम्हीं बाबेलास बरें करण्याचा प्रयत्न केला, 
पण तो बरा झाला नाहीं; त्याला सोडून द्या; चला, 


आपंण सवे आपआपल्या देशीं. जाऊं; कारण त्याचा 


गुन्हा गगनापर्येत पोहचला आहें, आकांशापर्यंत चढला 
आहे. १० परमेश्वराने आमची धार्मिकता प्रसिद्ध 

१. खास्दीलोकदर्शक गुप्त नोव; याचा अर्थ माझ्या 
बिरोष्यांचें काळीज. 





- आहे. नाश 





अ० ७५०!४५-११५१५ 


केली. आहे; चला, परमेश्वर आमचा देव याचें काये । 


आपण सीयोनांत विदित करूं ११ बाण पाजवा; ढाली 


घारण करा; परमेश्वराने मेद्यांच्या राजांस स्फूर्ति दिली 
'करावा:: अशी. त्याच्याविरुद्ध . त्याची 
योजना आहे; कारण. हा परमेश्वराकडून. सूड आहे, _ 


* | त्यांच्या मंदिराविषयींचा सूड आहे. १२. बाबेलाच्या 


कोंटांसमोर ध्वज उभारा; पहारा मजबूत करा, पहारे- 
करी . ठेवा; : छापा घालण्याची तयारी . करा; कारण 
परमेश्वर बाबेलाच्या रहिवाऱ्यांविरुद्ध जें बोलला त्याची 
योजना कशन तें त्याने सिद्धीसहि नेलें आहे. १२ हे बहुत 
जलप्रवाहांजवळ राहणाऱ्या, समृद्ध भांडारे असलेल्या, 
तुझा  अंतसमय आला. आहे, तुझ्या मिळकतीस आळा 
बसला आहे. १४ सेनाधीश परमेश्वर आपल्या. जीविताची 
शपथ वाहून म्हणालाः आहे, मी तुझ्यांत टोळंप्रमाणें 
मनुष्य भरीन;. ते तुजंविरूद्ध गर्जना करितील. कढ 
१५ त्यानें पृथ्वी आपल्या सामथ्याने उत्पन्न केली, . “ 
त्यानें आपल्या ज्ञानाने विश्व स्यापिळे, 
आपल्या बुद्धीने आकाश पसरिलें. 
१६ तो आपलां शब्द उच्चारितो तों. आकाशांत पाण्याचा 
गडगडाट होतो; 
तो एथ्वीच्या. दिगंतांपासून वाफेचे लोट. 
वर चढवितो, ' 
तो पावसासाठी बिजा सिद्ध करितो; 
व आपल्या भांडारांतून वायु बाहेर काढितो. 
१७ प्रत्येक मथुष्य प्यतुल्य व ज्ञानहून्य झाला आहे; 
प्रत्येक मूर्तिकार मूर्तीसुळें लज्जित झाला आहे. 
त्यानें ओतलेली मूर्ति प्रत्यक्ष लबाडीच आहे; 
त्यांच्यांत मुळींच प्राण नाहीं. 
१८ त्या झून्यरूप असून, उपहासाला पात्र 
अशा वस्तु होत; 
त्यांचा समाचार घेतेवेळीं त्या नट होतात. 
१९ जी याकोबाचा वांटा तो त्यांसारिखा नव्हे, 
तर तो सर्वांचा निमोणकर्ता आहे, 
इख्ाएल त्याच्या वतनाचा वंश आहे; 
सेनाधीश परमेश्वर हें त्याचें नाम आहे. 


८४२ 


अं०-७५१५२०-४२ 





तुझ्या द्रॉरें मी. राष्ट्रे मोडन' त्यांचे .-तुकडेतुकडे 
करीन; तुझ्या द्वारें राज्ये नष्ट. करीन. -२१ तुझ्या द्वारें 
मी घोडा व स्वोर्री॑ यांचे तुकडेतुकडे. करीन;. २२ तुझ्याः 
द्वारे. मी. .रथ वः सारथी यांचे 'तुकडेतुकडे करीन्ट 


द्वारे: मी. ':मरनारींचे,:- तुकडेतुकडे - करीकः्‌ 
तुझ्या दारे. मी' कद ब तरुण यांचेः-तुकडेतुकडे;:करसीच;- |. 


आणि तुझ्या द्वारे मी तरुण व तरुणी यांचे तुकडेतुकडे 
करीन; २३ तुह्या द्वारें मी मेंढपाळ व त्याचा कळप गांचे 
तुकडेतुकडे- करीन; तुह्या द्वारे॑जेतकरी व त्याच्या 
बैलांची जोडी यांचे तुकडेतुकडे करीन; 'आणि तुझ्या 
्वारे' मी अधिपतींचे व नायब अधिपतींचे . लुकडेतुकडे' 


“करीन, २४ बाग्रेक व खास्दी - देशाचे सर्व. रहि- 
वासी. यांनीं ' तुमथ्यादेखत . जो सवे. :अनर्थ :सीयोनांल 


केढा आहे. त्याचें “मी उसने. फेडीन, : असें . परमेश्वर 
- म्हणतो. .;  :£ " ... टर -. 
२५ हे सर्वे कृथ्वीचा सादा करणाऱ्या... विध्वंसगिरी, 
पाहा, . परमेश्वर म्हणतो, मी. तुझ्याविरुद आहें;. मी 
आपला हात तुझ्यावर : उगारीन, तुझा. कडेलोट करीन, 
जळून कोळ झालेल्या पर्वेतासमान- मी 'तुला करीन. 
२६ _ तुझ्यांतला : दगंड . कोपऱ्यासाठीं. अथवा पायासाठी 
कोणी घेणार नाहीं; तर तू. कायमचाच उजाड होज्लील असें 
परमेश्वर म्हणतो. . २७: पृथ्वीवर ध्वज उभारा, राष्ट्र 
मध्ये रणशिंग बाजवा, त्याजविरूद्ध राष्ट सिद्ध करा, 
अरारात, नित्नी व आष्कनाज या राज्यांस त्याजवर 
चढाहे करण्यास, बोलवा, त्याच्याविरुद्ध सेनापतीची 
नेमणूक करा; विक्राळ टोळांप्रमाणें घोडे येऊं द्या. 
२८ त्याजविरुद्ध राष्ट्रें सव्ज करा; मेद्यांचे राजे, त्यांचे 
अधिपति, त्यांचे सवे नायंब अधिपति व. राजाच्या: सत्तेतील 
सर्व प्रदेश सज करा. २९ प्रथ्वी .कांपत आहे, वेदना 
पावत आहे; कारण बाबेल देश उजाड, निर्जन करण्या- 
चे प्रमेश्वराचे संकेत पूर्ण होत आहेत. ३० बाबेलाचे 
वीर लढाई. करावयाचे... थांबळे आहेत, ते 
आपल्या दुर्गात बसून राहिळे आहेत; त्यांचें बळ 
. खुंटळें आहेः ते केवळ स्रिया बनले आहेत; त्याच्या 


:. २९० तू. माझाः परु आहेस, तूं> मार्झी युदधशले 


“होऊन ते. कायमचे निद्रावश होतील, 








: वस्तीस आय: लाविली आहे; त्याचे अडसर मोडिले 
' आहेत. ३१. बाबेलाच्या राजाचें नगर सर्वस्वी हस्तगत 
झाळें. हॅ त्यास कळविण्यास एकामागे एक . हलकारे: 

' एक्नमागें. एकः निरोप्ये, धावत आहेंत. 


३२. नदीचे: 
उतार हस्तगत झाले आहेत, लढवय्ये फजीत ..झाले 
आहेत असें ते सांगत आहेत 

३३ कारण. सेन्मधीश परमेश्वर, इस्राएलाचा देव असें 
म्हणतो, . धान्य मळण्याच्या वेळीं खळे असतें .तज्ञी 


'बाबेलकन्या आहे; अजून थोडा . अवधि आहे. म्हणजे 
मगर तिचा हंगाम येईल. ३४ बाबेलाचा राजा नबुखद्रे- 
स्सर यानें मला खाऊन टाकिले आहे, त्यानें मला 
,दुून टाकिले आहे, त्यानें मला रिकामे पान्न. करून: 


ठेविळें आहे, त्यानें मला. अजगराप्रमाणे गिळिळें आहे, . 


:त्यानें आपलें पोट. माझ्या पक्कात्ांनी भरिलें आहे; 


त्यानें मल्या बाहेर फेकून दिलें आहे. ३५ सीयोन- 
निवासिनी म्हणो, मजवर. व माझ्या शरीरावर केलेला 


जुळूमः. बाबेलावर उलटो; व यरुशलेम म्हणो, -. माझ्या. 


रक्तपाताचा दोष खास्दी देशाच्या. रहिवाऱ्यांवर असो; 
३६ ह्यामुळे. परमेश्वर असें म्हणतो पाहा, मी तुझ्या 
पक्षाने लढेन, तुझ्याकरितां सूड उगवीन; मी त्याचा 
सागर आठटवीन, त्याचा झरा. सुकवीन. २३७ बाबेल. 
नासाडीचा ढिगार, कोल्ह्यांचें वसतिस्थान, विस्मय व 
उपहास यांचा विषय आणि निजन स्थळ असा होईल.. 
३८ ते जमून तरुण सिंहांप्रमाणे गर्जना करितात; 
सिंहिणींच्या, पेव्यांप्रसाणें ते गुरयुरतात. ३९ ते घामा- 
घूम झाले म्हणजे मी त्यांच्यासाठी मेजवानी. सिद्ध 
करीन, त्यांस मस्त करीन, म्हणजे त्यांस हर्षश्रम 
उठावयाचे 
नाहींत, असें परमेश्वर. म्हणतो. ४० कोकरांप्रमाणे, 
एडके व बोकड याप्रमाणें मी त्यांस वधावयास घेऊन 
जाईन. ४१. शेशेख . कसें हस्तगत झालें आहे ! सर्व 
जगाच्या प्रंशसेचा- विषय परहस्ती कसा गेला आहे! 
राण्रंस बाबेल... कसा. विस्मग्राह झाला आहे 1 
४२ समुद्र बाबेलावर लोटला आहे;. त्यांच्या लाटांच्या 

१ अथवा: बाबेल ( अघ्याय २५: २६ पाह्य ) 





ट्ड्ड 


यिमैया 


अ०-५९१५४२-६४ 





: समुदाग्राने तोः झाकून गेला आहे.. ४३ त्याची-नंगरें | 


आस पडलीं आहेत... त्यांतळा प्रदेश चिर्जठ झाला 
आहे; तेथली. भामे रुक्ष झाली आहे, तेथें मनुष्यवस्ती 
नाही, व त्यांतून कोणी मानवपुत्र येत जात. नाहींत. 
:४४ मी- बेळ, दैवताचा. बाबेळांत समाचार घेईन, त्यांने 
गिळिलें.तें त्याच्या तोंडावाटे मी -काढीन, राष्ट्रांचा ओघ 
त्याच्याकडे: वाहणार. नाहीं; बाबेलाचा तटहि पडेल. :.-. 
«-. ४५ माझ्या . लोकांनो, 'तुम्ही त्याच्यांतून निघून जा! 
परमेश्वराच्या संतप्त. .कोथापासून तुम्ही पत्येक जण 
आपला बचात्र करा. . ४६ देशांत” ऐकलेल्या अफवेने 
तुम्ही : आपलें. मन कचचूं. देऊन . घाबरू नका; एक 
अफवा, एका.. वर्षी व...दुसरी . दुसऱ्या वर्षी पसरेल, 
देशांत .जुळम होईल, अधिपति अधिपतीवर . उठेल. 
४७ ह्यास्तव : पाहा, असे..दिवस येत आहेत. कीं त्यांत 
मी-बाबेलाच्या --कोरींव .. मूर्तीचा . समाचार . घेईन: त्यचा 
सवे भ्देश लज्ित होईल. त्याचे... सवे लोक. .त्याच्यांत 
अर होऊन पडतील. ४८ आकाश व. पृथ्वी आरथि-त्या 
तीळ सचे क्रांही. हीं.. बाबरेलावर. जयजयकार .: करितील; 
कारण त्याचा. विध्वंस. करणारे उत्तरेकडून: येत- आहेत. असें 
परमेश्वर .म्हणतो.. ४९ बाबेलानें जसे इस्राएलचे - वश्चः 
ण्यांत आलेले. लोक पाडिले.तसे बांचेलांत:सवे प्रथ्वींवरभभे 
- बघण्यांत -आलेले लोक पाडण्यांत येतील... ५० जे -पुम्ही 
तरवारीपासून. निभावलां आहां. प्रे वुम्ही.. निघून जा....थांबू 
.. नेका.! दुरून परमेश्वराचे स्मरण. करा, यरुशलेम. आपल्या 
मनांत.बागवा. .५१ निंदा आमल्या कानीं. पडली.. म्हणून 
आम्ही, ओझाळे. झालों; परमेश्वराच्या . मंदिरांतल्या 
- अवित्र , स्थानांत परके आले .. आहेत, म्हणून लेने 
आमची. मुखें व्याप्त झालीं आहेत.. ५२ यास्तव पर- 
मेश्वर म्हणतो, पाहा,. असे दिवस. येत, आहेत. कां 
त्यांत मी तिच्या कोरींव मूर्तीचा. _समाचार . थेईन. 
तिच्या सवे. देहाभर घायाळ झालेळे कण्हत पडतील 
५३. बाबेल. ग्रगनापर्येत. उन्नत झाला असला, त्यानें 
आपल्या उंच गढ्या अर्जिक्य केल्या. असल्या तरी 





मर्जकहून त्याचा नाश करणारे येतील असें परमेश्वर 


म्हणतो. ५४ वानेलांत आरोळीचा ध्वाने थेत आहे, 


खास्द्यांच्या देशांतून विध्वंसाचा गोंगाट होत. आहे; 


॥ ७५ कारण परमेश्वर बाबेलास: 'उजाढ़ करीत आहे, 


त्याच्यांतठा कलकलाट : नाहींसा.. करीत आहे; त्यांच्या 
दाब्दलहरॉंचा * ध्वानि महासागराःच्या गजनेसारखा आहे 
त्यांच्या गोंगाटाचा.'्वानि होत आहे;, ५६ कारण त्याज- 
वर. .म्हणजे बावेलावर विष्बेस.. करणारे ..आले. आहेत. 
त्याचे वीर कैद. झाले आहेत; .. त्यांची... धनुष्ये.-.भंग 
पांवठीं.आहेत; कारण: परमेश्वर .सूड घेणारा: देव. आहे, 
तो खात्रीनें प्रतिफळ :देईल. ५७ मी त्याचे सरदार, 
त्याचे क्वानी, त्याचे अधिपति व नायब . अधिपति, : आणि 
त्याचे वीर यांस, मस्त करीन; ते कायमचे निद्वावशा . 
होतील, ते. उठावयाचे नाहींत, असें. .सेनाधीशा परमेश्वर 
हें नाम धारण करणारा राजेश्वर म्हणतो. ५८..सेनाधीश 
परमेश्वर म्हणतो, -बाजेलचे रुंद तट समूळ . पाडितील 
त्येत्व्या उत्त वेशी अभीने भस्म .होतील; अशी राग्ुंच्या 
भ्रमाची फलप्रापि शन्यवत .होईल, राक्‍्ट्ंचें. श्रमफळ. 'हें 
अस्नीला भक्ष्य होईल, ते व्यर्थ शिणतील, 


,. ०९ यहूदाचा राजा सिदकीया आपल्या कारकीदी 
च्या चोथ्या. ..वर्षी बाबेलास : गेला, त्याच्याबरोबर 
ससस्यु, बिन; नेरीया बिन, मासेया ग्रेला होता, . त्यास 
ग्रिशषैय्रा संदेष्ट्याचे जे..आज्ञावचन सांगितलें ते :हे.. सरामा 
बिव्रीवाला . सरदार होता. ६० .बाबेलावर. जें. सवे. अरिष्ट 
येणार. होतें. तं... म्हणजे, बाबेलाविरुद्ध. जीं. सवे वचनें 
छ्रिदिण्यांत, झली होती. तीं. यिर्मय़ानें एका..प्रंथांत .लिडून 
ठेविली. दोर्ती. विनया यिमेया. :सरायास. महणाला, तू. 
बोबेलास. पोहंचलास म्हणजे ही. सर्व . वचने अवश्य वाच 
६२. आणि म्हण, है परमेश्वरा, तूं_र्‍या स्थानाविषयीं .म्हणाळा 
आहेस कीं तें नष्ट. होईल, त्यांत कोणी सनुष्य. अथवा 
पझु राहणार नाहीं, तें कायमचे ओसाड होईल. ६३ मग 
तूं हा ग्रंथ वाचण्याचे संपविल्यावर त्याला एक धोंड 
बांधून फरात. नदींत्त तो फेकून दे; ६४ असें करून म्हण 
कीं याच प्रकारे मी बाबेलावर जें अरिष्ट आणणार 
त्यामुळें तो बुंडेंळ, वर येणार नाही; ते व्यर्थ विणतीर 
एथवर यिर्भयाची वचने आहेत. 






८४५ 





अ० _. यिर्मया 





























नायक नबूजंरदान यर्दाळेमास आलठा.- १२ त्यानें परमे- 
श्वराचें भंदिर व राजवाडा हीं जाळून टाकिठीं व यरुश- 
लेमांतली सगळी मोठमोठी धरे जाळून टाकिलीं. 
१४ गारयांच्यां नायकाबरोबर आलेल्या खात्यांच्या सर्व 
सैन्यानें. यर्कालेमाचे सवे तट पाहून टाकिले. १५ मग 
गारद्यांचा नायक नबूजरदान यानें देहयांतळे अगदी 
बंगाल छोक, नगरांत उरलेळे अवशिष्ट लोक, फितूर 
होऊन बाबेलच्या राजाच्या पक्षास मिळालेळे लोक 
व अवशिष्ट राहिळेळे कारागीर यां सर्वांस बंदिवान 
करून नेळें. १६ तेरी गारद्यांचा नायक नबूजरदान 
यानें देशांतळे जे लोक अतिशयित कंगाठ होतें त्यांस 
द्राक्षीच्या मळ्यांची व शेतांची मशागत करण्यास मार्गे 
ठेविले. १७ परमेश्वराच्या मंदिरांत असलेले पितळेचे 
खांब,.. परमेश्वराच्या मंदिरांतला पितळी गंगाळसागर 
व त्यांच्या बेठकी ही खास्दी लोकांनीं फोडूनतोइन. 
त्याचे सर्वे पितळ बाबेंलास नेलें. १८ पात्रे, पांवडी 
चिमटे, वाटंगे,' धूपदारनें आणि सेवेचीं सवे पितळेंची 
' उपकरण त्यांनी नेली. १९ यांखेरीज, पेले, अभिपात्रें 
वाटगे, बहुगुणी, समया, चमचे, कटोरे वगैरे जेवढी 
सौन्याचीं. होती. त्यांचे सोनें व जीं चांदीची होतीं 
सांची चांदी गारांच्या सरदाराने नेली. २० दोंन खांब, . 
गंगाळसागर “च त्याच्या बेठकीखालचे बारा पितळी 
बेले हे शलमोनॉनि परमेश्वराच्या मंदिरासाठी केले होते. 
हमांथ | या. सवे उपकरणांची पितंळ अतिशय होती... २१ एकां 
त्यानें त्याची शिक्षा ठरविंठी.. १०: बाबेलोंच्या राजान | घेराला बारा हाते दोरी लागे; त्याची जाडी _ चार 
सिद्कीयाचे पुत्र त्याच्या. डोळ्यांदेखत  वंधिले;. तसेच । बोटे 'ड्रोती; खांब पोकळ होता. २२ त्यांच्या 
. त्यांने यहूदाचें सेव सरदार रिब्लां येथें मारून टाकिले; | वरल्या भागीं पितळेचे कळस होते; एकेका कळसाची 
११ मग त्याने सिदकीयाचे डोळे फोडिले; बाबेलच्या । उंची पांच हात होती; त्याच्यासभोवतीं सर्वे जाळीकाम 
राजानें त्याला बेड्या चाळून बाबेळांस नेलें वं | व दाळिंबे पितळेची होतीं; दुसऱ्या खांबावरहि तसेंच 
त्याच्या मरणाच्या दिवसापर्यंत. त्याला कैंदूत ठेविलें. काम व. दाळिंबें होतीं. २३ चोहों बाजूंस शाण्णव 
१२ प्रांचव्य़ा महिन्याच्या दशमीस बाबेलाचा राजा । दाळिंबें होतीं; एकंदर. जाळीकामावर सवे सिळून शंभर 
अलुखद्रेस्सर गाच्या. कारकीर्दीच्या एकुणिताव्या वर्षी | दाळिंबे होतीं. २४ यारदयांच्या सरदाराने सुख्य याजक 


<ड६ 


१ सिदकीया राज्य करूं * लागला तेव्हां 
षरत एकवीसः वर्षांचा होता; त्याने यरुकलेमांत 
अकरा वर्षे राज्य केलें; त्याच्या आईचें नांव 
इमूटेला; ती. लिज्ञी येथील यिर्मया यांची कन्या. 
२: यहोंयाकीमाशमारणे त्याचें वर्तन असून परमेश्वराच्या 
दृष्टीनें जे वाहेट तै त्याने केलें. ३ परमेश्वराच्या कोपा- 
मुळें यश्दालेम व यंहूदा यांची अशी दशा झाली की 
झेवटी त्यानें त्यास आपल्यां दृष्टीआड केलें; सिदकीयानें 
_ बाजेलाच्या राजाविष्द बंड केलें. ४ त्याच्या कार- 
-. कीर्दांच्या नवव्या वर्षांच्या दहाव्या महिन्यांत दशञ्मीस 
बबेठांचा राजा. नबुखेद्रेस्सर आपली सवे सेना. घेऊन 
यरुडठिमावर चढाई करून आला; त्यानें त्याच्यासंमोरे 
तंळ देऊन सभोवार मेढेकोट उभारिळे. ५. सिंबूकीया 
राजाच्या कारकीदीच्या अकरांव्या वषोपर्थत नगेरास 
वेढा पंडला' होता. ६ चौथ्या महिन्याच्या नवंमीपासून 
नगरांत एवढी महागाई झाली को देशाच्या लोकांस कांहीं 
खावयास मिळेना. ७ मंग नगराच्या तटास एके खिंड 
पाडण्यांत आली; त्या समयीं दोडों तरांच्यामध्ये जी 
वेस राजाच्या बॅगेनेजीक द्योती त्या वाटेने. सवे. योडे 
रातोरात पळून' गेले; नगरास खास्यांचा वेढा -पढखच- 
ह्लेता त्यानी अराबाचा रस्ता धरिला. ८- तेव्हा 
खांत्दी सेनेनं राजांचा पाठलाग केलां; त्यांनी सिदकीर्यास 
थरीहोच्या मैदानांत गाठिळें, व. त्याच्या सर्व सैन्याची 
दाभादाण केली.” ९ मंग त्यांनी राजास पॅकेहून 


अ० ५२:२४-विलापगीत १२५, 





सराया, . दुय्यम याजक सफन्या ब तीन द्वारपाळ यांस 
'वकहून नेलें; २५ योदड्यांवर नेमिलेल्या. एका खोजास 
त्यानें ..नगरांतूत पकडून नेले; राजाच्या हुंजुरास अस 


"आरे सात. पुरुष त्याला शहरांत आढळले त्यांस त्यानें 


नेळें; त्याप्रमाणेंच लोकांची सैन्यांत भरती करणारा 
'सेनापंतीचा चिटणीस आणि नगरांत सांपडलेल्या लोकां- 
पेकी साठ असामी त्यांसहि त्याने नेलें. २६ गारद्यांचा 
सरदार नबूजरदान याने. त्यांस पकहून रिल्ला येथे 
बानेलच्या राजाकडे. नेलें.. २७ बाबेलच्या राजाने त्यांस 
हमाथ देशांतील रिब्ला. येथें मार देऊन ठार केलें. या 
प्रकारें यहूदी लोकांस त्यांच्या. देशांतून कैद. करून नेलें. 
२८ नबुखद्रेस्सराने जे लोक.पकडून नेले ते हेः: सातव्या 
वर्षी तीन हजार तेवीस यहूदी नेले; २९ : नबुखद्वेस्सरा 
च्या कारकीर्दीच्या. अठसव्या 'वर्षी यरठालेमाहून आठडों 


तेविसाव्या वर्षी गारद्यांचा नायक नबूजरदान यानें 
सातशे पंचेचाळीस यहूद्यांना- पकडून मेळे; एकंदर 
चार हजार सहा लोकांना नेण्यांत आलें. 

३१ यहूदाचा राजा. यहोयाखीन गराच्या बंदिवासाच्या 
सढदतिसाव्या वर्षी, म्हणजे ज्या वर्षी अवील- 
मरोदख बाबेलचा राजा झालां, त्याच्या बाराव्या 
महिन्याच्या पंचविसाव्या दिवशीं त्याने यहूदाचा राजा 
यहोयाखीन याचें डोकें वर करून त्याला काराग्ृहांतून 
बाहेर काढिले; ३२ त्याजशीं त्यानें गोड . भाषण केरून 
बाबेलांत जेः राजे त्याच्या बंदींत होते त्यांच्याहून त्यास 
उच्च आसन दिळें. ३३ त्यानें आपलीं कारागृहांतील ' 
वक्लें बंदलली, व तो आमरण नित्य. राजांच्या पॅक्तीस 
जेवीत असे. . ३२४ त्याच्या निर्वाहाकरितां त्याला 
बाबेलच्या राजानें कायमची नेमणूक करून दिली, ती 


बत्तीस मंनुष्यें नेली. ३० नबुखद्रेस्सराच्या कारकीरदांच्या | त्याला आमरणे नित्य मिळत होती. 


यिमंयाचें विळापगीत 


१ हाय हाय ! लोकांनीं, पजबजलेली जी. नगरी बंदिवान होऊन गेली आद्य; 


ती कशी एकांतांत बसली. आहे ! ती राष्ट्रांमध्ये राहत आहे, तिला चेन. नाहीं 
राष्ट्रांमध्ये जी थोर..तिला कसें वैधन्य आळे | तिचा पाठलाग करणाऱ्या सर्वांनी. तिळा संकटा- 
आहे! _ वर्स्थेत गांठिळें आहे. 
परगण्यांमध्यें जी राणी ती कक्षी करभार देणारी | ४ पवेणीस जाणारे. कोगी . नाहींत म्हणून सीयोनेचे 
झाली आहे ! मार्ग शोक करीत आहेत; न 
२ ती रात्रभर रुदन करीत राहते, तिच्या ग्रालांवर | _ तिच्या सर्धे वेशी उजाड झाल्या आहेत; तिचे 
अभ्र आलेले आहेत; याजक उसासे टाकीत आहेत; 
तिच्या सर्वे . वळ्सांपकी तिचें सांत्वन करणारा | तिच्या कुमारी खिन्न झाल्या आद्देत, 
कोणी नाहीं ती स्वतः कष्टी आहे. 
विच्या सवे मित्रांनी तिठा दया दिळा. आहे; | ५ तिच्या शत्रूचे वर्चस्व. शाळे आहे; तिचा द्वेष 
ते तिचे शत्रु बतठे आहेत.  .. करणारे चैनींत आहेत; .. . 


३ यहूदाची कन्या जुलमागुळें व. निकट दास्यामुळें 


ट४ढ७ 


' कारण . तिच्या बहुत भपराधांसुळे परमेश्वराने 


अ० १५-१७ 
- पीडिळें आहे; 
वैऱ्यापुढें तिची मुळें बेदिवान होऊन गेलीं आहेत. 
६ सीयोनकन्येचें तेज सवे गेळें आहे; 
तिचे संरंदार चारा नसलेल्या हरिंगांसारिखे 
झाले आहेत: 
ते पाठलाग करणाऱ्यापुढून हतबल होऊन 
पळाले आहेत. * 
3 यर्हलेम आपल्या क्रेशाच्या व 
भटकण्याच्या दिवसांत 
आपल्या सर्वे प्राचीन रम्य वस्तूंचे स्मरण करिते 
जूंदूम' करणाऱ्याच्या हाती तिचे लोक लागले 
तेव्हां तिळा कोणी साहास््यकतो नव्हता; 
तिच्या शत्रूंनी. तिला पाहून ती उजाड झाली 
म्हणून तिची थट्चं मांडिली. | 
2 यरुशलेमेने धोर पातक केलें आहे; म्हणून ती 
किळसवाणी झाली आहे: 
जे तिचा आदर करीत ते सर्व तिला तुच्छ 
मानीत आहेत, कारण त्यांनीं तिची नमता. 
पाहिली आहे;  ' 
ती उसासे टाकिते, तिनें पाठ फिरविली आहे. 
५ तिचा बिटाळ तिच्या अंग्रावरील वक्लाला ठागला 
आहे; ती आपला अंतकाळ स्मरली नाही; 








म्हणून ती विलक्षण प्रकारे अंथोगतीस गेली आहे; 
* तिचें सांत्वन करणारा कोणी नाहीं. 
हे. परमेश्वस, . माझी विपत्ति पाहा ! तोरा 
मिरवीत आहे; 
१० नेऱ्यानें तिच्या . सवे रम्य वस्तूंवर आपला हात 
फिरबिला आहे. 


विदेशी. तिच्या पवित्रस्थानांत आले हे. तिनें न 


पाहिळें आहे; 
त्यांनीं तुझ्या समाजांत येऊे' नये अश्शी तूं आज्ञा 
4१ तिचे सवे लोक उसासे टाकीत आहेत, 
अन्नात्न करीत आहेत्त, _ 
आपला प्राण वांचविण्यास त्यांनीं भाकरीच्या मोब- 


-->->-“८०/*- 











दला आपल्या रम्य वस्तु दिल्या आहेत; 
हे परमेश्वरा, लक्ष लावून पाहा, मी कल्षी तुंच्छ 


। झाळे आहे ! 
१२ येणाऱ्याजाणाऱ्यांनो, हे. पाहून तुम्हांस कांदीच 
न वाटत नाहीं काय £ 
परमेश्वराने आपल्या संतप्त क्रोघाच्या दिवशीं 
मला दुःख दिलें; 


ह्यां माझ्या दुःखासारखे दुसरे कोणतेंहि दुःख 
आहे काय, हे लक्षपूर्वक पाहा. 
१३ त्यानें माझ्या हाडांस वरून अभि लाविला, तीं 
- > ह्याने प्रासून टाकिलीं, 
त्याने माझ्या पोयांसाठीं पाहा मांडिला, त्याने 
-. मला मार्गे वळविले. 
: त्याने मला उजाड, सदा 
केळे आहे. . 
१४ माझ्या अपंराधांचें जू. त्याने आपल्या हातांनी 
जखडिलें आहे; 
माझे अपराध एकत्र गुंफिळे आहेत; ते. माह्या 
मानेला -लांगळे आहेत; त्याने माझे बळ 
खचविलें आहे; 
ज्यांच्यापुढें मला उठतां येत नाहो अशांच्या हाती 
प्रभूने मला दिलें आहे. 
१५ प्रभूने माझ्यांमंधळे माझे सव वीर - 
तुच्छ केलें आहेत; ' कि 
"माझ्या तरुणांस विरंडून टाकावे. म्हणून त्यानें 
माझ्याविरुद्ध प्रचंड समुदाय बोलावला आहे; 
यहूदाच्या कुवार कन्येला प्रभूने द्राक्षकुंडांत 
तुडविळें आहे. 
१६ या सर्वामुळे मी रडत आहें; माझा डोळा, 
माझा डोळा अश्रु ढाळीत आहे; 
- कारण माझ्या जिवार्चे समाधान व सांत्वन कर- 
णारा मला अंतराला आहे; 
माझी मुळें नष्ट झालीं आहेत कारण झांत्रु प्रबळ 
झाला आहे. 
१७ सीयोलेनें आपले हात पसरिळे पण तिचे सांत्वन 


कोमेजठेली असें 


ड्ड्ट 


अ०. १५१०-४७ 





्ि -_ कोणी नाही; 
' “परमेश्वराने याकोबासंबंधारने आज्ञा केल्यावरून 
त्याच्या वैऱ्यांनीं त्याला घेरिळें आहे; 
* यरुठालेम त्यांच्यामध्यें अश्ञचि झालें आहे. 
१८ परमेश्वर न्यायपरायण आहे; मीं तर त्याच्या 
., आश्ञेविरद्ध बंड केले आहे. 
अहो सवे लोकहो, आतां ऐका, माझें दुःख पाहा; 
माझ्या कुमारी व माझे तरुण हीं बंदिवान होऊन 
गेलीं आहेत. 
१९ मीं आपल्या वल्लभांस बोलाविळें, पण त्यांनीं. मला 
दगा दिला आहे; 
आपला जीव वांचवावा म्हणून आपल्यासाठीं अन्न 
शोधितां शोधितां 
माझे याजक व माझे वडील जन नगरांत मेले, 
२० हे परमेश्वरा, पाहा, मी किती संकटांत आहें! 
माझ्या आंतड्यांस पीळ पडला आहे; 
माझ्या मनाची खळबळ झाली आहे, कारण मी 
फार बंडखोर झालें होतें: 
बाहेर पाहावें तों तरवार मला निर्वश करिते, 
आंत पाहावें तों ग्रत्यु आहे. 
२१ त्यांनी ऐकले की सी उसासा टाकीत आहें व मला 
सांत्वन देणारा कोणी नाहीं; 
माझ्या सवे वैर्‍्यांनीं माझ्या बिपत्तीविषयी ऐकटें 
आहे; तूं हें केलें म्हणून त्यांस आनंद झाला आहे. 
तूं. नेमिळेला दिवस आणिला म्हणजे ते 
मजसारिखे होतील. 
२२ त्यांची सव दुष्टता तुजपुढें येवो; 
तूं माझ्या सवे अपराधांसुळें माझें जसें केलें तसें 
त्यांचें कर; 
कारण माझे उसासे बहुत. आहेत व माझें हृदय 
म्लान आहे. 


१ हाय हाय । प्रभु सीयोनकन्येस क्रोधरूप 
अभ्रानें कसा वेष्टीत आहे! . 
त्यानें इद्लाएलाचें वैभव आंकादांतून एथ्तीवर 


८४९ 


झुगारून दिलें आहे. 
त्यानें आपल्या संतापाच्या... दिवशी आपल्या. पादा. 
सनाचें स्मरण केलें नाहीं 


.२ प्रभूने याकोबाचीं संव वसतिस्थानें गिळून -टाकिलीं 


आहेत, गय केली नाहीं. 
त्याने. आपल्या. क्रोधार्ने यहूदाच्या कन्येचे दुग 
मोहून टाकिले आहेत; 
त्यानं ते धुळीस मिळबिळे आहेत; 
त्यानें रान्य व त्यांतले सरदार यांस भ्रष्ट केळें आहे. 
३ त्यानें संतप्त क्रोधाने हथाएलाचें हरएक शंग छेदून 
टाकिळें आहे; 
शत्रु समोर असतां त्यानें आपला उजवा हात 
माघारी घेतला आहे; 
* सभोवतालचे सवे कांहीं चाटून जाणार्‍या ज्वाळे- 
सारिखा त्यानें याकोबांत पेट घेतला आहे. 
४ त्यानें वैऱ्याप्रमाणें आपलें घनुष्य वाकनिलें आहे, 
तो आपला उजवा हात उगारून झत्रप्रमाणें 
उभा राहिला आहे; 
दृष्टीस रम्य असे सवे त्यार्ने मारून टाकिळे आहेत; 


५ प्रभु वैऱ्यासारिखा झाला आहे; त्यानें इस्लाएलास 
गिळून टाकिले आहे; 
त्याने. तिचे सवे महाल गिळून टाकिळे आहेत, 
त्याने त्याचे दुग मोहून टाकिले आद्देत; 
त्यानें यहूदाच्या कन्येचें कप्हणें व आक्रंदन बहु- 
युणित केळें आहे. 
६ बागेंतला मांडव उद्‌ध्वस्त करावा त्याप्रमाणे त्यानें 
आपला मांडव. उद्घ्वस्त केला आहे. 
त्यानें आपल्या सभास्यानाचा विष्वंस केला आहे; 
परमेश्वराने, सण ब राब्याथ यांचा सीयोनांत विसर 
पाढिला आहे; 
त्यानें आपल्या. क्रोधसंतापानं राजा व याजक 
यांचा घिकार केला आहे. 
७ परमेश्वराने आपल्या वेदीचा त्याग केला आहे, 


भ« २७-१५ र विलाप्यीत । 
त्याडा आपल्या पंवित्रस्थानाचा वीट-आला आहे; | शळेमकन्ये, मी तुळा . कोणाची उपमा देऊं £ 





त्यानें - त्याच्या : वांब्यांच्या: भिंती. शत्रूच्या हातीं |. हे सीयोनेच्या. कुमारी कन्ये, तुझें सांत्वन करण्या- 
दिल्या आहेत: साठीं. मी तुझी कोणाबरोबर तुलना करूं १ 
पर्वणीच्या दिवशीं होतो. तसा त्यांनीं परमेश्वराच्या तुझा विनाश सागरासारखा मोठा आहे; तुला. कोण 
मंदिरांत गोंगाट केला. आहे. बरें करील £ न 
८ सीयोनकन्येचा. तट! नाहींसा. करण्याचा परमेश्वराने । १४ तुझ्या संदेष्ट्यांनीं तुजसंबंधानें निर्थक व मूले 
संकल्प केलाआहे; : - | _ - २. »पणाच्या. गोष्टींचा दृष्टांत पाहिला; 
त्यानें सूत्र ताणिळें -आहे;. तो पाहून-टांकण्यापासून | तुझा. बंदिदास उलटण्यासाठीं तुझें दुष्कमे प्रगट 
त्यानें आपला 'दयांत माघारी घेतला नाहीं. करावयाचें तें त्यांनी केलें नाहीं;. 
त्याने. कोट व नगराचा तट यांस. शोक करावयास । « तर त्यांनीं तुजसंबंधानें निरथॅक व तुरा हद्दपार 
लाविलें आहे; तें दोन्ही म्ठान झाळे- आहेत. करण्याजोगे दृष्टांत पाहिले. 
« तिच्या वेशी जमिनींत खवल्या : आहेत; त्यानें | १५.येभारेजाणारे. सवे . तुला पाहून टाळया बाजवितात! 
___. तिचे अडसर मोहून नष्ट केळे आहेतः ... ते. यरूशळेमकन्येकडे पाहून धुत्कारवात व ढोके 
तिचा राजा व तिचे सरदार धर्मशास्त्र नंसळेल्या 
राष्ट्रांत आहेतः * जिला सौंदयांची खाण,. सवे एग्वीचें आनंदसुबन 
तिच्या संदेष्यांसहि: परमेश्वरापासून कांहीं  इृटंत म्हणतात, तें हें का नगर £ 
- होतनाही. -- __:__|'१६ तुझ्या सवे. झातूंनी तुजवर आपलें तोंड 
* १० सीयोनकन्येचे वडील जन जमिनीवर बसळे आहेत; पसरिलें आहे; 
ते. स्तन्य आहेत; ते उत्हारून दांत खातात; ते. म्हणतात, आम्हीं 
स्वांनी आपल्या डोक्यांवर धूळ उडविली आहे; त्याहा गिळून टाकिले माहे. 


त्यांनी गोणताटाची वरे परिधान केलीं आहेत; खरोळर याच दिवसायी: आम्ही अपेक्षा करीत होतों; 


लबबीत आहेत. हा आम्ही पाहून चुकलो 
११ माझे डोळे अशनी जर्जर होत आहेत, माझ्या १७ परमेश्वराने योजिल्यांप्रमाणें केलें आहे; 
आंतब्यांना पीळ पडत आहेत; * - त्यानें प्राचीन काळापासून दिळेडी. ताकीद अंमलांत 
मांह्या लोकांच्या कन्येच्या विनाशाुळे माझें आणिली आहे; 
काळीज फाटून भूमीवर पंढळें आहे; त्याने मोडतोड केली, गग केलो नाही; 
कारण ' बाठके व तो*्ही नगराच्या” आळ्यांत | त्यानें शत्रूस तुझ्यावर हर्षविळें आहे, त्यानें 
मूरचिछत होऊन पडली आहेत. : - तुझ्या वैऱ्यांचे दंग उन्नत केलें आहे. 
१२ घायोळ सी झालेल्यांप्रमार्णे. नगराच्या आळ्यांत | १८ त्यांचें हृदय प्रमूचा घावा कीत आहे; 
_ मूव्डित होऊन. £ ५: ५: : |. हे. सीगोनकन्येच्या तटा, त्‌. रात्रंदिवस जल्प़वाहा- 


आपल्या मांतांच्या उराशी त्यॉनी प्राथ सोडिला, |  प्रमार्णे अशु ढाळ, ते खळूं देऊं नको 
तेव्हां ती. आपल्या: मातांस. म्हणा, झान्य व | तुझ्या डोळ्याच्या बाहुलीला विसावा देऊं नको. 
हीं कोठें-आहेते १९ छठ, रात्रीच्या प्रहरारंभीं विठाप- कर; 
१३ मी तु. बोवाच्या कोणत्या मोटी सांगू १ हे. अरु |  . प्रभूसमोर आपलें मनोगत पाण्यासारखे ओत; 
टष्टळः - 


-अ० २४१९-३:२० 





' तुझी बालके हरएक गहीच्या चवाठ्यावर भुकेने 
- ब्याकुळ झालीं आहेत, र 
त्यांच्या प्राणसंरक्षणासाठी त्याजकडे हात पसर 

२० हे परमेश्वरा, पाहा, हें तूं कोणाला केलें याचा 

विचार कर ! 
स्रियांनी आपल्या पोटचें फळ, आपलीं हातावर 

“... खेळविलेलीं बालकें खारवी काय? न 
ग्राजक व संदेष्टा यांस प्रभूच्या यवित्रस्थानांत जिवें 

मारावे काय € 

२१ तरुण व कृद्ध रस्त्यांत जमिनीवर पडे आहेत; 
माझ्या कुमारी व माझे तरुण तरवारीने 

पडले आहेत; 
तू. आपल्या क्रोधदिनीं त्यांचा वच केला आहे, 
तूं त्यांस वघिळें, गय केली नाहीं 

. २२ तूं पर्वेणीच्या दिवसाप्रमाणें दहहंतीच्या बाबी मज- 

ह... कडे चोहोंकहून बोलाविल्या पाः 

परमेश्वराच्या करोघदिनीं कोणी पळून जाळनं किंवा 
निभावून राहिला नाही 

ज्यांचें मीं लालनपालन केलें त्यांचा माझ्या शत्रूने 
फडशा उडविला आहे. 


१ मरी त्याच्या कोघरूप दंडाचें दु:ख भोगलेला :. 


मनुष्य आहें. . 
२ त्यानें मला घेऊन जाऊन, उजेडांत नव्हे, 
:_ _ तर अंधारांत चाळाबयास लाविलें 
३ खरोखर तो दिवसभर मजविरुदू्‌ आपला हात 
राहून राहून चालवितो. 


४ त्यानें माझें मांस व माशी त्वचा हीं जीर्ण 
केटी आहेत; -. 
त्यानें माझी हार्ड मोडिलीं भाहेत. 
थुत्मार्ने . विष :व॒ दुःख माचा. कोट . माझ्यात्रोवती 
रव्थिला आहे. 


र्क 


६ जे मागेच मरून गेले त्यांच्याप्रमाणे तो मड. - :. र 


अंधकारमय स्थळीं बसवितो. 





७ त्यानें मजभोवतीं कुंपण केलें म्हणून माझ्याने बाहेर 
पडवत नाहीं, त्यानें माशी बेडी भारी केली. 
८ मी धाबा करितो. व गाऱ्हाणे करितों तेव्हां तो 
माझ्या विनवणीस प्रतिबंध करितो. - 
९ त्यानें माझ्या मार्गाभोषतें -विर्‍्यांची भिंत. बांधिली 
'- आहे; त्यानें माझ्या वाटा वाकंड्या केल्या आहेत. 


१० टपणार्‍्या अस्वलासारिखा, गुप्त जागीं असलेल्या 


तुकडे केळे आहेत; त्यानें मला उद्स्स केलें 


_ आहे. 
१२ त्यानें आपलें धनुष्य वाकबिर्ले आहे, त्यानें मला 
बाणाचें निशाण केलें आहे. 


५३ त्यानें आपळे बाण माझ्या अंतर्यामांत 
शिरबिरे आहेत. 


१४ मी आपल्या सवे लोकांत दिबसमर उपहासाचा व 
निंदाव्यंजक पोवाल्याचा बिषय झालों आहे. 

१५ त्यानें मला हेशानें व्यापिळे आहे, तो. मळा कहू 
दवणा पाजितो. " 


१६ त्याने मत आपल्या दातांनी खडे... फोडावयास 
* * लाविलें आहे; त्याने मला राखेनें मोखन काहिळे 


[3८देब्दी मी. बणाले, माही जोगनककि, परगरांचे 


| पति व. मारे जलं, - बहू: दना. य मिच 


यांचें स्मरण कर. 


,'२० माझा जीव. त्यावि. स्मरण करीत राहतो म्हणून तो. 


माझ्या ठावी वळार आहे. 


८५१ 


अठ कः २१-५१ : 





२१ हें मी मनांत आणितों म्हणून मला. आशा आहे. 


"१, 


२२ आम्दी भस्म “झालो. नाही - ही: परमेश्वराची द्या 


होय, कारणः त्याच्या करणेस" खंड “पडत नाहीं 


२३ ती रोज सकाळीं नवी-होते;'नुझी- सत्यता थोर आहे. ।: 


२४ परमेश्वर - माका. वतनभाग:-ओाहे असें माझा . जीव 
- . म्हणतो; :म्ह्पून. त्याच्या. ठायीं मीः आशा ठेवीन. 


२५ जे परमेश्वराची आहा भरून राहतात त्यांस, 
जो जीव: त्याला शस्ण-जातो त्यास, .. 
परमेश्वर: प्रसंत्न होतो. 
२६: परमेश्वरापासून येणार्‍या. : तारणाची वाट पाहणें 
आणि तीहि मुकाऱ्यानें पाहणें बरें आहे 
मनुष्यानें आपल्या तारुण्यांत जू वाहाचें हॅ. त्याला 
बरें आहे. दा 


२८ त्यानें एकांती. बसावे. ब: : स्वस्थ ' असावें, कारण 
त्यानें त्याजवर हे ओझें ठेविलें आहे. 

२९. त्याने: :आपळें. तोंड ::मातींत. खुपसार्वे, कदाचित्‌ 
अद्यापि:भाव्या.क्षसेल मी 

कफ मारत्या इसमाकंडे ल्ार्नि.. आपला:' ग्राह *करावा? 
त्याने उपहास सोसावा. (हा 


११-करात. प्रकुक्रायमचा त्याग करणार नाहीं :.. 


इंरते 'जरी!. दाख देतो तरी तो. आापेल्या- दयेच्या त ४८ 


वैपुल्यानुसार कश्णा करितो 0.) 
हरतो कोंग्रास खुद्दाम--फेहा. करीत.-नाही; 
मानवपुज्रॉस- दुःख -देठ:नाहीं.: :-. 


३४ एव्वीवरील “संव "बंदिवानांस पायाखाली £ तुडविणें, | 


३५ पंरात्पराच्या समक्ष मनुष्याचे हक बुडविणें 
३६:-कोणाऱा. - द]दाः .बिषडविणें, असली कृते: 
पाहत नाहीं काय? 


३७ प्रभूने आज्ञा केली:-.नसल्यास कोण बोलला आणि 





:* त्याप्रमाणें घडून आलें £ 
३८ अनिष्ट व इष्ट हीं परात्पराच्या: मुखांतून 
थेत नाहींत काय £ ऱ ज्र 
३९ आपल्या प्रातकांबद्दल शिक्ष. होते म्हणून जीवंत 
मनुष्यानें कां कुरकूर करावी? . । 


,४० चला, आपण आपले. माग. शोधूं-व तपास, आणि 


परमेश्वराकडे परत जाऊं. 


- ४१ आपण आपले हात वर स्वगोतीळ. देवाकडे करून 


-. आपलीं अंतःकरणे त्याजकडे उन्नत करू. 


४२ आम्ह अपराध केठा व फितुरी. केली; त्याची व. 


क्षमा केली नाहीं. 


. ४३ तू क्रोधव्यापत होऊन आमचा छळ. केला; तू वषिळें 


दा केळी नाहीं. 


४४ तूं आपणा स्वतःस. अभानें आच्छादिळें, .प्रार्थनेचा 


- 'त्यामधुव. प्रवेश होत नाहीं. 


' ४५ तूं आम्हांस राष्ट्रामध्ये हेंद्र व केरकचरा | 
केळे आहे. 


ह आमच्या सवे दावूनीं आम्हांवर आपटे तोंड 
, वासिळें आहे. 


:४७भय व गतो, विध्वंस व: नाश ही ..आम्हांस प्रा 


४९ माझे डोळे वाहत आहेत, थांबत नाहींत, 


पनाहींत; : -.: 
परमेश्वर आकाशांतून अवलोकन... करीकॅ्येत ते 
खळावयाचे नाहींत. 


'५१-प्रोश्का:: नखांतीठ सवे. :कन्यांमुळें माझे डोळे 


माझ्या जिवास दुःख देत आहेंत: 


*५२ निष्कारण बनलेल्या : माझ्या कैऱ्यांतीं. प्रश्यांचा 


4५२ 


विलापगीत 


अ० ३ेः५२-४:९ 





खत तमक्या यत पणणाचाप्य करावा-तसा माझा पाढळाग केला आहे. 
३--अरतेत ढकडून त्यांनीं माझ्या जिवात्वा अंत केला 
आहे, मजवर दगड लोटिला आहे. 


_ ५४८ माझ्या : डोक्यावरून पाण्याचे लोट गेले; मी |. 


म्हणालो, माझा अंत होत आहे. 


५५ हे. परमेश्वरा, अतिरायित खोल गतेतून मीं तुझ्या 
नामाचा धावा केला... : 
५६ तूं माझी वाणी ऐकली; . माझ्या उसाला, माझ्या 
आरोळीला; भापला कान बुंद करूं नको. 
५७ मीं तुझा घावा केला त्या दिवशीं तू. जवळ. आलास. 
“तूं म्हणाडास,. मिऊं 'नको.. 


५८ हे प्रभू, तूं. माझ्या: -जिवाच्या पक्षाने, लढलास 
तूं माझ्या जिवास उद्धरिले. : “ 


५९ हे परमेश्वरा, माझा.. अन्याय झालाः तो तू. पाहिला |. 


आहे; तूं. माझां न्याय कर: 


६० त्यांनीं उगविलेत्म सवे सढ; . त्यांच्या मजविषयींच्या । 


सर्वे योजना, वं. पाहिल्या आहेत. 


६१ हे परमेश्वरा, मजविरुद्ध ,त्यांनी “केलेली निंदा व - . 


त्यांच्या सर्वे योजना त. ऐकल्या. आहेत. 
६२ मजवर उठणान्यांच्या . क्ेंड्ये- शब्द :- वः दिवसभर 


चाललेला. त्यांचा ... मजविषय़ींचा. कट - तूं |: 


ऐकला आहे. 
६३ तूं त्यांचें. उठणेंबसणें पाहा;-:मी त्यांचें उपहास- 
गीत झालों आहें. 


६४ हे. परमेश्वरा, त्यांच्या हातच्या कमोप्रमाणे तूं.. त्यांस 
देशील. 


६५ हृदयाची कठोरता हा. आपला झाप तूं. त्यांस देशील 
_ ६६ तूं क्रोधाने त्यांचा पाठलाग काहिजीळ 
व परमेश्वराच्या आकाशाखाळून तू त्यांचा 


१ खोनें निस्तेज शाळे. आहे ! अति शद्ध 
सोनें कसें बदलले आहे! * 
पवित्रत्यानाचे. _'पोघाण हरएक. रस्त्याच्या 
चवाठ्यावर विखरळे आहेत. . 


. .रुःछद सवर्णतुल्य सीथोनेचे प्रिय पुत्र 


मातीच्या पात्रांच्या, कुंभाराच्या ' हातच्या कामाच्या 
योग्यतेचे मानण्यांत येतात ! - 
३ कोल्ही देखील आपले स्तक आपल्या पिलांस पाजिते. 
पण माझ्या लोकांची कन्या रानांतील . शह्वामृगा- 
प्रमाणें कूर झाली आहे! . 
४ तान्ह्या मुलाची जीभ तुषेसुळें त्याच्य़ा. टाळूस 
लहान मुळें भाकर : मागतात पण त्यांस ती 
मोडून देण्यास कोणीं नाहीं र्‍ 
५ जे पूर्वी पक्कान्न खात ते रस्त्यांत दुबेळ होऊन 
*:” पडले आहेतः. “- 
किरमिजी पोशाखांत जे वाढळे.. ते उकिरच्यांला 
आलिंगन देत 'आहेत. . : * 


६ सदोमावर-कोणीं हात टाकिला नसून एका क्षणांत 
: -: :अतित्रा-निःपांत झाला; 
तिवया. पापापेक्षां माइया लोकांच्या कन्येचेंः दुष्कर्म 
अधिक झालें आहे. र 
ऊ तिथे” सरैदार- :बफीहून स्वच्छ होते, ' दुघांहून 
पांढरे होते; :* . 
ते -पोवळ्यांडूंन-कांतीनें काल. होते; 
त्यांचें तेज नीलमण्यासारिखे होतें; 


- ८.त्यांचा चहरा. काळोखाहून .काळाः झाला आहे; 


त्यांस आळ्यांतून कोणी ओळखीत नाहीं; 
त्यांची त्वचा त्यांच्या .हाडांस व्विकटली आहे; ती 
शुष्क झाली आहे, काष्ठासारिखी झाली . आहे. 


, -९. शसुघेनें मारिलेल्यांपेक्षां तरवारीने मारिठेळे. पुरवले, 


क काथवाद-नाजीर ( गगना ६:९र्‍याह 


थ० ४:९-५७५- 


विखपगीत : ही र डर 





होऊन क्षय पावतात. 
कोमल्हृदय  . ज्यांच्या 
अभेकें पिजविलीं; -:* 
तीं माझ्या छोकांच्या कन्येच्या विनाशसमर्यी त्यांचें 
खाद्य झाली... * :. 
4३१ परमेश्वराने आपला: क्रोथ पूर्ण प्रगट केला : आहे, 
त्याने. : आपला -:संतत्त क्रोथ बार्षेडा आहे; 
त्यानें सीयोनांत अभि पेटविल्या आहे, त्या अभीने 


रहिंवाती विश्वास ठेवीनात. 
च्या दुष्कमांमुळें हें झालें; 


हार्तानी. आपलीं ।.१९ आमचा छळ करणारे :ऑकाशातीठ गंर्टांपेक्ा 


चपल होते; 
त्यांनीं डोंगरांवर आमची : पाठ पुरविठी,-: रानांत 
- _ आम्हांसाठी दबा घरिला. 
« परमेश्वराचे अभिष्िक्ति जे आम्ही त्या आमच्या 
नाकपुख्यांचा श्वास, त्यांच्या गर्तेत अडकला; 
त्याच्यासंबेधानें आम्हांस वाटलें होतें कीं त्याच्या 
छायेखाली आम्ही राष्ट्रांमध्ये जीवित कुं. 
२१ कस देशांत राहणाऱ्या अदोमाच्या कन्ये, आनंद 


२ आमचे वतत परक्गांकडे गेळें आहे; 


। शै आम्ही पोरकी, पितृहीन आहोंत; 


: ४ आमचेच पाणी आम्ही पैका देऊन पितो; 


. उ. आमच्या पूर्वजांनी पाप केळे, ते नाहीसे झाळे आहेत. 





अ० १९५७--यहेज्केल १५९ 
/झिम्ही' त्यांच्या दुष्क्मांचें फळ भोगितों. : आमेचें नृत्ये जाऊन शोक आला आहे. 
८ दास आंम्हांवेर सत्ता करितात; १६ आमच्या मस्तकींचा मुकुट पंडला आहे. न 
त्यांच्या हातांतून आम्हांस सोडविणारा कोणी नाहीं: आम्हीं पातक केलें-म्हणून हॉयहाय'करीत आरडी. 
९ रानांत चाळू असलेल्या तरवारीमुळें १७ यामुळें आमचें हृदय खर्चठें आहें; त, 
आंग्ही आपला जीव मुठींत धरून : यां गोष्टीमुळे आमचे डोळे मंद झाळे आहेत: 
आपलें. अन्न मिळवितो १८ सीयोन पर्वेत उजाड झाल्यामुळें 
क्षुधेच्या तापामुळे व ते मंद झाले आहेत; 
आमंची त्वचा भट्टीसारंखी तप्त आहे. त्यांतून कोल्ही फिरत असतात. 
११ त्यांनीं सीयोनांतील ल्रियां १९ हे परमेश्वरा, तू संवेकाळ सिंहासनारूढ असतोस 
यहूदाच्या नगरांतील कुमारी, भ्रष्ट केल्या आहेत. तुझे सिंहासन पिढ्यानपिढ्या आहे. 
१२ त्यांच्या हातांनी सरदार लटकविण्यांत आले आहेत; | २० तूं आम्हांस सवेकाळ कां विसरतोस १ 
प्रत्यक्ष वडील माणसांचा मान ठेवण्यांत आला नाहीं. दीघेकाळ आम्हांस कां सोहन देतोस ? 
१३ तरुण जंन जातीं वाहून नेतात, २१ हे. परमेश्वरा, तू आम्दांस आपणाकडे परत घे 
पोरें लाकडाच्या ओझ्याखाली दबतात. म्हणजे आम्ही वळूं; 
१४ वेशींत वडील जन दिसत नाहींत, , पूर्वीचे दिवस आम्हांस पुनः आण. 
तरुण.आपल्या गायनवादनास अंतरले आहेत. २२ तूं आम्हांस सवेस्वी टाकून दिलें आहे, 


३५ आमच्या मनाचा हर्ष नाहींसा झाला आहे; 


तूं आम्हवांवर फार .कोपायमान झाला आहेस. 


न: 





परणपी-े०” 


'. १ मी खबार नदीच्या तीरी पकडूत आणिलेल्या 
| लोकांत राहत होतों, तेव्हां तिसाव्या वषोच्या चौथ्या 

मासी पंचमीस असें झालें कीं आकाश दुभागून मला 
दिंब्यदृ्यंत दिसले. २ हें यहोयाखीन राजाच्या बेदि- 
चासा्ये पांचवे वर्षे होतें, त्या महिन्याच्या पांचव्या 
दिवशीं ३ खास्द्यांच्या देशांत खबार नदीच्या तीरी 
'बूज़ीचा पुत्र यहेज्केल याजक याला परमेश्वराचे वचने 
स्पष्टपणें प्राप्त झालें; तेथें. परमेश्वराचा वरदहस्त 
त्याजवर आला. ४ मीं पाहिलें तों उत्तरेकहून तुफानींचा 
वारा सुटला, तेव्हां एक विशाळ मेघ येतं असून 
त्यामध्यें लपेटलेला एक अंभिंगोल होता; त्याभोवती प्रंभी 


फाकली असूर्न अझीच्या . मध्यभागातून तृणमण्याच्या- 
सारखें तेज झळकत होतें. '५ त्याच्या मध्यभागीं चार 
प्राण्यांच्या आकृतींसारखें कांही नजरेस . पडे; दिस- 
प्यांत तें मनुष्याकृति होतें. ६ त्या प्रत्येकास 'चार मुखें 
होतीं, वे प्रत्येकास चार पंख होते. ७ त्यांचे पाय ताठ 
उभे होते आणि त्यांच्या. पायांचे तळवे वासराच्या 


: पायांच्या: * तळव्यांसारिखे : असून उंजंळ :पितळेसारखे 
' झळकतः:ज्ञेते. ह्यांच्या चोहो* बाधत पशच्या खाली 


त्यांना माणसांचे: हात:होते!- त्या जर्धास मुखे अव “पेश 
होते. ९ त्यांचे पंख एकाचे. वुंः्माशी लोंगठेले-होते 
ते. ' चालतांना” वळत नसत, तर ते प्रत्येक पाहिजे 


<५५ 


अ० १४५९-२५. यहेज्केळ 


आपल्या सुखाच्या दिदोने नीट समोर जात. । व भयानक स्फटिकासारखें. दिसले; ते त्यांच्या डोक्या- 
| . बरून ताणिलेलें होतें. २२ त्या चांदव्याखालीं त्यांचे 
: पंख : नीट पसरून एकमेकांला लागळेळे होते; या 
ह्वा -बाजूला आणि त्या: बाजूला शरीर. आच्छादणारे असे 
प्रत्येकाला दोन दोन पंख होते. २४ ते चालत असतां 
मला त्यांच्या पंखांचा आवाज ऐकूं आला; तो महाजला- 
शयांच्या आवाजासारखा, सर्वेसमथोच्या वाणीसारखा 
होता; लष्कराच्या गजबजीप्रमाणें तो मोठा होता; ते उभे 
, । राहत तेव्हां आपले पंख खालीं सोडीत. २५ त्यांच्या 
डोक्यांवर . असलेल्या चांदव्यांतून . वाणी होत असे; 
ना | ते उभे राहत तेव्हां आपले पंख खालीं सोडीत. 
२६. त्यांच्या डोकयांवर असलेल्या चांदव्यावर नील- 
, [ मण्याच्या सिंद्यासनासारखें कांहीं दिसत होतें; आणि त्या 
सिंहासनावर पुरुष असल्याचा भास होत्त होता. २७ 
त्याच्या ठायी सवेश्र तृणमण्याच्या तेजासारसा अम्रीचा 
भास मला झाला; त्याच्या कमरेपासून वर व त्याच्या 
*कमरेपासून खालीं अभ्तीचा भास मला झाला व त्यांच्या- 
इ , | मोवतीं प्रमा चमकत होती. २८ पावसाच्या दिवशी 
१६ तीं चाके व त्यांचा घाट हीं वैहृयमण्यांसारखीं । मेघांत दिसणाऱ्या धनुष्यांप्रमाणें त्यांच्यामोवतीं प्रमा 
र १. फाकळेली मला दिसली; परमेश्वराच्या तेजाचें हे दर्शन 
टोली होतें. मी. तें पाहून उपडा पडलो व कोणा बोलणा- 
[याची वाणी माझ्या कानीं आली. 
१ लो मला म्हणाला, मानवपुत्रा, तं. आपल्या 
बट पायांवर उभा राहा, म्दणजे मो तुजबरोबर बोलेन, 
“२,.तो मजबरोबर बोलत असतां आत्म्याने माझ्या 
. |. अर्यी प्रवेश करून -मठ़रा माझ्या पायांवर उभें केलें तेव्हां 
'त्याचें बोलणें मळा. ऐकू आलें. ३ तो मला म्हणाला, 
हे. मानवपुत्रा, मी तुला इल्लाएह वंशजांकडे, मजबरो- 
9 [. बर : फितुरी : केलेल्या त्या फितुरी राष्ट्राकडे पाठवितो: 
त्यांनी ब त्यांच्या वाडवडिलांनी आजपर्यंत मजविरुद् 
वर्तन केळें आहे. ४ हे त्यांचे वंशज उद्धट व कठीण 
हृद्याचे आहेत; मी. तुला त्यांजकडे पाठवीत आहें; प्रभ 
परमेश्वर असें म्हणतो हें त्यांस सांग. ५ ते तुझें ऐकोत 
न. ऐकोत; निदान त्यांजकडे कोणी तरी संदेश . गेला 
होता हें त्यांस: समजेळ; ती तर बोळूनचालून फितुरी 


<५६ 









वळत नसत. १८ चाकांच्या घावा पाहिल्या तर त्यां 


यहेज्केल 


अ० २९४५-३५२९० 





जातं आहे. ६ हे मानवपुत्रा, तुझ्याभोवतीं कांटेझुडपॅं व आ वादे 6 पदरा वलाभाका चोळत च चतुर अह. आह.» गच शमला माता 'फितुरी जात आहे. १० आणखी तो मला म्हणाला, 


-क्रटि असले, तूं विदत्रांमध्यें असलास, तरी त्यांला मिऊं 
नको, त्यांच्या शब्दांस मिऊं नको; ती फितुरी जात आहे, 
तरी. त्यांच्या शब्दांस मिऊं नको; त्यांच्या वर्येस मिऊं 
नको. ७ ते ऐकोत न. ऐकोत, तूं माझीं वचनें त्यांस 
सांग; ते तर अत्यंत फितुरी आहेत. ८ हे मानवपुत्रा, 
मी सांगतों ते ऐक; त्या फितुरी जातीप्रमाणे तूं फितुरी 
होऊं नको; आपलें -तोंड उघड आणि मी देतों तें 
खा. ९ मी पाहिलें तों. मजकडे एक हात पुढें झाला; 
आणि पाहा, त्या हातांत ग्रंथाचा पट होता; १० तो 
त्यानें मजपुढें पसरिला; त्यावर पाठपोट लिहिलें होतें 
आणि त्यांत विलाप, शोक व आकांत ह्यांविषयींचा लेख 

होता. १ तो मला म्हणाला, मानवपुत्रा, तुझ्या- 
शे पुढें जे आलें आहे ते सेवन कर; हा प्रेट सेवन 

कर व जाऊन इक्नांएल धराण्याबरोबर बोल. २ तेव्हां 
मी आपलें तोंड उघडळें आणि त्यानें मला तो पट 
सेवन करावयास लाविलें. ३ तो मला म्हणाला, 
मानवपुत्रा, जो पट मी तुरा देतों तो पोटांत जाऊं दे, 
त्यानें आपलीं आंतडीं भर: मीं तो सेवन केला तोंत्तो 
माझ्या तोंडांत मधासारखा मधुर. लागला. 

४ मग तो मला. म्हणाला, -मानवपुत्रा, जा, इद्लाएल 
घराण्याकडे जा आणि त्यांजजवळ माझीं वचने. बोल. 
५ कारण बाबर ओठांच्या क .जड जिभेच्या लोकांकडे 
नव्हे; तर इस्राएल घराण्याकडे: मी तुला पाठवितो; ६ 
ज्यांसी बोली तुला समजत नाहीं अशीं बाबर ओठांची व 
जड जिभेची अनेक राष्ट्रें आहेत, त्यांकडे मी तुला 
याठवीत नाहीं. त्यांकडे मीं तुला पाठविलें असतें तर 
खरोखर त्यांनीं तुझें ऐकले असतें; ७ पण इस्लाएल घराणें 
तुझें. ऐकणार नाहीं; कारणं माझें ते. ऐकणार नाहीं; 


कां कीं इस्राएलाचें सगळें घराणें कठीण. कपाळाचें | असून 


भानवपुत्रा, जीं सवे वचने मी तुला सांगतों तीं 
आपल्या हृदयांत सांठीव, तीं कानाने ऐक. ११ जा, 
पकहून नेलेल्या तुझ्या लोकांच्या वशजांकडे जाऊन 
त्यांजशीं बोल; त्यांस सांग कीं प्रभु परमेश्वर असें 
म्हणतो, मग ते तुझें ऐकोत किंवा न ऐकोत. 

१२ तेव्हां आत्म्याने मला उचळून धरिले आणि 
माझ्यामागून. त्याच्या स्यानांतून; परमेश्वराच्या वैभवाचा 
धन्यवाद. असो, असा प्रचंड वेगाचा शब्द झालेला मीं 
ऐकला. १३ आणि त्या प्राण्यांचे पंख एकमेकांना. 
लागत त्यांचा आवाज आणि त्यांच्या बाजूंस असलेल्या 
चाकांचा आवाज, असा. प्रचंड वेगाचा शब्द मीं ऐकला.. 
१४ मग आत्म्याने. मठा उचलून धरिठें; मी. आपल्या: 
मनांच्या संतापाने. क्लेश पावलो तेव्हां परमेश्वराचा. 
वरदहस्त जोसरने मजवर आला. १५ तदनंतर धरून 
नेलेले लोक राहत असत तेथें त्यांजकडे खबार नदीच्या 
तीरी तेल-अबीब ह्या ठिकाणीं मी आलों आणि ते 
बसले होते तेथें मी बसलो; भयचकित होऊन सात 
दिवस त्यांच्यामध्यें मी बसून राहिलो. 

१६ सग ते सात दिवस लोटल्यावर परमेश्वराचे 
वचन 'मला आप्त झालें तें असें : १७ मानवपुत्रा, मीं 
तुला इद्लाएल धराण्यावर पहारेकरी नेमिठें. आहे, म्हणून 
तूं माझ्या तोंड्चें वचन ऐकून माझ्या वतीने त्यांस बजा- 
वून:सांग, १८ तूं खात्रीनें मरश्लील असे मी पातक्यास 
म्हणालो. असतां तू जर त्यास बजाविलें नाहीं व 
पातक्यानें आपला कुमार्ग सोहून जगावें म्हणून तूं त्यास 
बजावून सांगितलें नाहीं, तर तो पातकी. आपल्या 


 दुष्टांडेमुळें मरेळ; पण त्याच्या रक्ताचा झाडा मी 


तुह्या हातून घेडेन. १९ तू त्या पातक्यास बजाविठें 


व. कठीण हृदयाचे आहे. ८- पोद्द, मी. स्वच्या | जावीत, तर!-ो. य 


सुद्रेसारखी तुझी समुद्रा. वक्प्राये -- करितों. : त्यांच्या 
कपाळासारखें तुझे कपाळ कठीण करितों. ९ मी तुझें 


मिळं नको, त्यांच्या कटाक्षांनी कांपूं 


अ०:३:२०-२४:१६ 





त्यानें .केलेढी घार्गिकता:.जमेस. धरण्यांत येणार. नाही; 


यण त्यांच्या रक्ताचा: झाडा मी तुझ्या: हातून घेईन. 
२१ 'पाप करूं 'नग्रे असें ते. त्या घधार्मरिकास बजा- 
विर्ळे, ब त्याने पाप केलें. नाही, तर. त्यानें बोध 
घेतल्यामुळे तो जगेळ आणि: तूं आपला जीव बचाविला 
असें होईल. : र 

२२ तेव्हां तेथें परमेश्वराचा वस्दहस्त मजवर आला 
क तो. मला म्हणाला, ऊद, खोर्‍यांते- जा; तेथें. मी 


तुजबरोबर बोलेन. २३ मग. मी: न 
तों. खबार. नदीजवळ मीं पाहिळें होतें तसें परमेश्वराचे ' 


तेज तेथेंहि माझ्यासमोर उभे . होतें; .सेव्हा मी उपडा 
पडलो. २४ नंतर आत्म्याने माझ्या : ठायी: प्रवेशा" कशन 


मोरुचे: बांधिले. 'आहेत, त्यापुढे तळ फ्ड्लॉ. आहे, टकर 


असें. चित्र. .काह..:. २ मगं: तूं -एक. लोखंडी कढई चे; : 
तीः तुझ्यामध्यें .व॒ त्या नगरामध्येंः लक्षी काय लोखंडी 
भिंत :मद्षणून:- देध;:- तू आषळें तोंड"तिच्याकडे .कर;- तिला : 


:बेडणाच्या-(रिथतींत - भागि; तूं:तिला वेळा घालणास हो. 


४ :-आंणखी तू: आपल्या डाव्या ी कुशीवर नीज व. 


श्लाएल घराण्याचा: अधम !तत्या: कुक्षीवर ठेव; 





दिवस... तू. त्या. कुक्षीवर निजून राहज्ञींल तितके दिवस 
त्यांच्या अधमाचा भार. वाहत: राहा. ५. कारण त्यांच्या 
अधमोच्या वर्षाइतके. दिवस मीं तुझ्या हिशोबीं गणिले 
आहेत;: तीनशी नव्वद दिवस तुला. इल्लाएल घराण्याचा 
भार वाह्मवयाचा. आहे. ६ पुनः ते. दिवस संपल्यावर 


॥ व. उजव्या कुशीवर नीज. व :चाळीस दिवस यहूदा 


घराण्याच्या. .अधमाचा भार वाहा; प्रत्येक वर्षाबद्दल 
तुझ्या हिशोबो. मीं एक दिवस धरिला आहे. ७ तूं आपलें 
तोंड व उघडा: हात यरदालेमाच्या वेढ्याच्या चित्राकडे 
शेखून घर वं त्याविरुद्ध संदेश. दे. ८ पाहा, मी तुला 
बंत्रनांनीं बांधितों,. म्हणजे तू आपल्या वेढ्याचे दिवस 
संपवीपर्यंत या कुक्षीचा त्या कुझीला वळावयाचा नाहींस. 

२ तूं गहूं, जव, पावटे, मसूर,-बाजरी व काठ्या गहूं 
घेऊन एका , पात्रांत घाल, व: आपल्यासाठी . त्याची 


॥ भाकर : कर: तूं... आपल्या ::कुस्ीवर . निजशील त्या 


दिवसांच्या; संख्येच्या मानानें तीनशे नव्वद दिवस तुला 
ती.. खावयाची. आहे. १० त. जें अन्न खाशील ते. 
वजनाने रोजचें वीसं शेकेल. असून' ते तु मधून मधून 

खा. ११-:आणि' पाणी मापाने एक षष्टांश हीने पी; 
तें तूं मधून मधून.पी; १२ -जवाच्या. .भाकरींप्रमाणें ती 
भाकर. करतत खा; ती लोकांसमक्ष मानवी विष्ठेने भाज 
१३. परमेश्वर बोलला, - याप्रमाणे मी इस्त्रायल वंशजांस 


, | ज्या : राष्ट्रांत - हाकून - देडेन त्यांत ते. आपली अमंगळ 


भाकर खातील: .१४ तेव्हा मी. म्हणालो, अहो ! प्रभू 


, | परमेश्वरा 1 पाहा; सी. कधीं “विटाळलों नाहीं; मीं लहान- 


पग्रापासून आजवर कधीं. कोणत्याहि आपोओाप. मेलेल्या 
किंवा प्ली : फाडून भारिलेल्या: प्राण्यांचे मांस  खाहें 
नाहीं; . भमुंगळ- मांस माझ्या तोंडास... क्षिवळें . नाहीं 
१५,-मगः- तो मला म्हणाला, पाहा, मानवी विष्ठेऐवजीं 


'गाईेचें..शेण:.ब्रापरण्याची मी : तुला परवानगी देतों 


त्माच्मा. योत्रऱयांनीं आपली भाकर भाज. १६ आणखी 
तो. मला 'म्हणाला, , पाहा, मी यरवालेमांत 
भाकरीचा आकर ' तोडीन लोक कष्टी होळन 
भाकर तोलून खातीर, न. मयभीत. होऊन: पाणी 


":ढयुमारेएकपक्ासे. . (0 


- ८५८ 


आहेज्केळ 





_ पितील; ..१७ कारण भाकर व पाणी याँची. 
तूट पडेल, ठोक एकमेकांकडे पाहून भयचक्रित 


होतील. आणि अधमावस्थेत क्षय पावतील, 
१ हे. मानवपुत्रा, तू. एक तोझष्ण तरवार घे 
९२९ ती न्हाज्याच्या वस्तऱ्याप्रमाणें वापरून आपल्या 
डोक्यावर व दाढीवर चालीव; मग तराजू घे आणि 
केस तोलून त्यांची. वांटणी कर. २ नगराच्या 


वेढ्याचे दिवस शंफ्ले म्हणजे ह्या केसांचा एक तृतीयांश 


नगराच्या मध्यभागी. अमीनें जाळून . टाक; एक 
तृतीयांश केस घेऊन. त्यांवर. चोहोंकहून तरवार चालीव 
आणि उरलेला तृतीयांश वाऱ्याबर उंडीव; ह्या प्रकारें मी 
तरवार उपसून .त्या लोकांची पाठ पुरवीन. २ त्यांतले 
थोडेसे केस घेऊन . आपल्या बखत्ाच्या पदरी बांध. ४. त्यां- 

पुनः थोडके घेऊन अभोंत. टाकून जाळ, म्हणजे त्यां- 
मधून अभि निघून इस्नाएलाच्या सर्वे घराण्यास व्यापीळ. . 

५ प्रभु परमेश्र म्हणतो, . पाहा, हें थरदाळेम; हें 


राष्ट्रांमध्ये स्थापिले. आहे. व छाच्याभोबती देश वसबिठे 


आहेत. ६. तरी त्याने दृष्ट: आंत्रुण “क्राशने ' मॉई्या 
. निर्णयांस इतर ' राष्रापेक्षांहि. *अधिक - विरोष केरा, 
त्यानें सभोवतालच्या  प्रदेशांपेक्षांहे माश्या. नियनांचा 
अधिक विरोध केला; : कारन त्यांनीं साझ्या. निर्णवाचा 


अव्हेर केला व माझ्या,  नेमाम्रमाणें ' ते चालले 


नाहींत. ७ ह्यामुळें प्रभु परमेश्वर म्हणतो, ज्या अर्थी. तुम्ही 
आपल्या सभोक्तालच्या . राष्ट्रांपेक्षां. अधिक बंडाळी 
माजविली. व माझ्या नियमांप्रमाणे चालला नाहीं. 
आशे निर्णय पाळिले नाहींत, आणि आसपास. राष्ट्रे 
आहेत र्‍त्यांच्या.. निर्णयांप्रमाजे . देखील वागलां... नाहीं. 
<>-त्या. अथी प्रभु परमेंधर म्हणतो, पाहा, मी, मीच 


तुझ््याविरुदध होईन आणि . राष्ट्रांदिखत तुजमध्यें :. न्याय- द्‌ 


करीन. स्व भमंगळ . कृत्यांमुळें 
मीं पुनः : त्याप्र्षाणें करणार 
करीम. १० तुझ्यामध्ये 
सुळे आपल्या 


च्यावश्ेसब 


९ तुह्या 
आजवर केलें - नाही व॑ 
नाहीं, . असें मो तुझ्या. ठायीं 
बाप. आपल्या मुलांस भक्षितील व॑ 
बाद्वांत. भक्षितील; व तुझ्या : यी 
करीन व तुझे सवे अवशेष राहिळेले 





अ० ४५१६-९८! 


बिस्रून टाकीन. -.११ प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
माझ्या जीविताची शपथ, तूं माझे पवित्रस्थान आपल्या 
अवे तिरस्करणीय वस्तूंनी व अमंगळ कर्मानीं भ्रष्ट 
केलं, म्हणून खात्रीने मी: तुजवरची कृपादष्टि काढून 
घेन, गय करणार नाहीं, दया करणार नाहीं. १२ तझ्या 
वस्तीचा ..तिसरा हिस्सा पटकीने मरेल व तुजमध्यं 
लोक - उपासमारीने नाश - पावतील; तिसरा : हिस्स 
तुजभोवतीं . “तरवारीने पडेल; व तिसरा हिस्सा 
मी . :दशदिशांस बिखरीन; . मी . तरवारीने त्यांची 
पाठ. पुरवीन.. १२ अशी . माझ्या रागाची पूर्तता होइल 
आणि त्यांजवरच्या माझ्या कोथाची तृप्ति होऊन माझे _ 
समाधान होईल. मीं. :त्यांजवरच्यां - माश्याः, क्रोधाचा 
ज्लेवट केळा म्हणजे. ते समजतील कीं मी. परमेश्वर 
हं: आवेशाने, बोललो: आहें: १४. आणखी तुजभोव- 
तालच्या सवं. राष्ट्रांमध्ये मी तुला उजाड :करीन, अप- 
शब्दाचा विषय करीन, आणि. येणांरेजाणारे. हें .पाहतील. 
१५ सी क्रोधाने, संतापाने व तीत्र निघेधबाणीतें तुझें 
न्यायशासन करीन तेव्हां : तुजभोवतालच्या.: राष्ट्रांस.तू्‌ 
अपशब्द, निंदा, ताकीद व विस्मय यांचा विधय-हीझील 
मी. परमेश्वर हे. म्हणालो आहें; १६ . मी-वुसचा. नाह 
करण्यासाठीं . उपासमारीचे नाशकारक.. तीळेण . बाण 
सोडीन, तेव्हां तुम्दांवर मी दुष्काळाचा कहर करीन व. 
तुम्नंचा “भाकरीचा आधार तोडीन; .१७ मी तुम्दांवर 
दुष्काळ. ब .हिंख्र पश्च - पाठवीन; ते. तुम्हांस निःसंतान 
करितील; 'मही व रक्तपात हीं तुम्हांवर : येतील 


१ मग परमेश्वराचे वचन मला: आ्रात्त झालें. कीं . 
२ मानवपुत्रा, तू आपले मुख इलाएलाच्या : पक्‍तां 
कढे कून त्यांस : वहेदून : संद्रेश: दे: . ३:. असें 
म्दणः इल्लाएलाच्या पवतांनो,. प्रभु . परमेश्वराचे .वचन 
ऐका; 'प्रमु. परमेश्वर पर्वत, टेकल्या, नाळे. व खोरी 
यांस. म्हणतो, पाहा, मी, मीच तुस्हंवर तरवार . आणून 





अ«० ९:४-७:५२ 


_ वध पावले लोक तुमच्या मूतीपुढें पडतीलं-असें 
मी करीन. ५ मी इस्ाएल वंदाजांची प्रेते त्यांख्या 


मूर्तीपुढें टाकीन, तुमच्या वेद्यांभोवती तुमची हार्डे . 
विखरीनं. ६: तुमच्या सवे वसतिस्थानॉंतीक नवरे 
उद्‌ध्वस्त होतील व उचस्थानें. उजाड होतील; अश्याने । :.. 
तुमच्या वेद्या : उंदूच्वस्त व उजाड होती, तुमच्या मूर्ति : 


मंगून नष्ट होतील, तुमच्या 'सूर्वमूर्ति- तोहून टाकितील) 


याला याळात न जजळातवळाकायळीदयक मजा आभार आ खाट ग्‌ 





भूमि दिबलाकडच्या रानापेक्षां वैराण व ओसाड करीन; 
तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें 

१ आणखी परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाले: 
९७ २ , प्रभु परमेश्वर इस्राएल देशाला म्हणतो, हे 
मानवपुत्रा, अंत आला आहे, देशाचा चोहों बाजूंनी 
'अंतः आला आहे. ३ आतांः तुझा अंत आला आहे; मी 
आपला संताप तुजवर मडकवीन,' तुझ्या करणीप्रमाणें 








. ) सुझा.न्याय करीन व तुझ्या सर्वे अनंगळ कृत्यांचे प्रति- 
फळ तुल्म देईन. ४ मी तुजवर कुपादष्टि करणार नाहीं, 
| मीत्याय करणार नाहीं; तर तुझ्या. करणीचें प्रतिफळ 


हुकाः देईन; तुझ्या अमंगळ कृत्यांचे प्रतिफळ तुजमध्यें 


मी । दिसेंछ तेव्हां तुम्हांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. 


“५ अभु' परमेश्वर म्हणतो: पाहा, बिपतिं, अपूवे 


: 1 विपति येत आहे; ९'अंत आळा' आहे; आला आहे! तो 
हंदेव | तुजसाठी जागते झाला आहि;- पोहा," तो येत आहे. 


देशांतल्मा रहिवोड्या, तुझी. घडी मरली आहे; काळ 


1 भालां आहे, दिवसः समीपे. आला आहे; डोंगरावर हर्ष 
1 नव्हेतर हुमाकूळ* होणार आहे.: ८ आतां स्री आपल्या 
जै जॅसल करोचांचा तुजचंरः सत्वर व्षोव करीने, मी आपल्या 
“जु क्ोंबाची: परिपूर्ति तुजवर क्ररीन, तुझ्या आवरणाप्रमाणे 


1 तुझा न्योय' कंतैन व. तुझ्या सवे झरमंगळ कृत्यांचे प्रति 
कुळ तुला : देईन. “९ मी. तुजवर कृपादृष्टि करणार नाही; 
॥ मौ: तुझी ग्रय केंलगार नाहीं; तर तुझ्या आचरणाचे 


) नाही. १२ समय आला : आहि, - दिर्वस ' संमीप आत 
समंजेल: क! मी: परकेश्वेर आहें. १४ :मी- आपला-झात 


आहे; /-विकत घेणारा आनंद न करो, :बिकणारा केंद्‌ 


त्यांजवर :उगारीन-<आणि त्यांच्या सवे. बसतिस्थानांतीक | न- पावो; कारंण त्यो. सवे सभूहावर क्रोथ येत आहे. 


८६० 


अ० ७५१२३-८४७ 





“करे विकणारा जीवंत राहिला तरी तो विकलेल्या भूमीछा 
वरत जावयाचा नाहीं, कारण हें भाकीत त्या. सवे समूहा- 
विषयींचें आहे, . त्यांतळें कांहींहि चुकणार नाहीं. 
कोणीहि आपल्या अधर्मानें आपल्या जीवितास बळकटी 
आणणार नाहीं. 

१४ ते करणा वबोजवितात, सर्वे तयारी करितात, 
“तरी कोणी युद्धास पुढें सरसांवत नाहींत; कारण त्या 
समूहावर माझा कोप झाला आहे. १५ बाहेर. तरवोर, 
आंत. मरी. व दुष्काळ; शेतांत. असलेला : तरवारीने 
मरेल. नेंगरांत' अंसलेल्यीस दुष्काळ वः भरी हीं मासून 
टाकतील. १६. त्यांतळे कांही निभावतील...ते. निभां- 
वतील, पण ते सगळे: खोऱ्यांतल्या. पारच्यांप्रमार्णे 
डोंगरांवर आपल्या आंधर्मामुळें . घुमत राहतील: 


१३७ सर्वांचे हात ढिले पडतींल; त्यांच्या  गुढच्यांचें पाणी 
होईल. १८ ते 'कंमरेंहा गोणताट गुंडाळतीक, दॅररां । 
त्यांस व्यापील; त्या सर्वाच्या मुंखांवर- ल्या असेल दे 


सर्वांची डोकी भादरण्यांत येतील. ' १९ ते आपले रपे 
रस्त्यांवर' फेकून देतील, त्यांस आपलें सोनें अमंगळ 
वाटेल; परमेश्वराच्या कोपोच्या- दिवशीं त्यांच्या सीन्या- 
सप्थानें त्यांचा बचाव ' होणार नाहो; त्यापासून त्यांच्या 
जिवाची तृप्ति होणार नाहीं, त्यांचें पोट भरणार नाहीं, 
कारेण त्यांनीं त्यामुळें. ठोकर खाऊन अधर्म केला आहे. 
२० त्यांनीं त्याचीं केलेलीं भूषणे दिमाख दाखविण्यासाठी 
'वापरिलीं; त्यांनीं त्याच्या अमंगळ मूर्ते व तिरस्कर- 
णीय वस्तु आपणांसाठीं बनविल्या; .म्हणून तें त्यांस 
अमंगळ वस्तूमान वाटावें असें मी केळें आहे. २१- लें 
मी परदेजीयांस :भक्ष्य म्हणून - देईन; तें.::जगांतील 


दुष्टांस: लूठ:- म्हणून. देईन; ।: से. ते अष्ट '.करितील:. 


२९- मरी: आपलें. होंड ' त्यांच्यापासून. . फिरवीन, :म्हणजे 
ते लोक माझें भांडार भ्रष्ट करितील; ठटारू :त्यांत 
बरून ते भ्रष्ट करितील. -२२ :ज्लेडी:,तयार करा, कारणं 
_ देहा कजाचा सुन्न आहे, 





२] :असंगळ- हत्ये. अछाएक घराणें: येथे करीत 'आहे;:साहूनहि 


पवित्रस्थानें अरे झेतील. - २५ नाश येत आहे; ते शांति 
शोधितीठ, फण ती मुळीं. नसावयाची. २६ नाशावर 
पाहावयास सांगतील पण ..याजकांचें धर्मशासत्रज्ञान व 
वडिलांचे मसलत देण्याचें -सामर्थ्य हीं. नष्ट होतील. 
२७.राजा शोक'करील, सरदार: दरार्‍यानें. व्याप्त. होईल, 
देशांतील लोकांचे. हात थरथरतील; : मीः त्यांच्या 
आच्ञाराप्रमाणे-त्यांजशीं वर्तन. करीन, : त्यांच्या. गुणदोषां- 
प्रमाणें त्यांचा न्य्य करीन; तेव्हां त्यांस समजेल कीं 
मी:बरमेश्वर आहें 

१: सहाव्या. वषोंच्या. सहाव्या: महिन्याच्या 
टॅ फ्चमीर्स* अर्से झालें कीं मी आपल्या धरी बसलत्यें 

होतों. व. बंहूदाचे- वडील मजसमोर ..बसले' . होते. 
तेव्हां तेथें प्रमु- परमेश्वराचा वरदहस्त . मजवर : आला. 
२ मीं पाहिलें: एक. पुरेष असल्याचा“ भास*मला:-झात्य़; 
त्याच्या : कमरेफसून खालीं .अभीचा .: भास. :-झाला-. ब 
त्याच्या कमरेपासून. वरः. तृणमण्याच्या तेजासारखां:मळा 
भास झाला. :३.. त्यानें हाताच्या आकृतीचे “क्रांही : पुढें 
करून माझ्या. डोक्यावरीह एक: बट... धरिली, णि 
आत्म्याने. आकाश वःश्रथ्वी “यांच्या . दरम्यान मरा 
उचळून जेऊन: दिव्यशशीनें. - यर्दालेम ' एर्य: उत्तरेस 
असलेल्या: -आंलल्याः अंग्रणाच्या दरवाजाजवळ: आणिलें 
तेथें:- कर्वेसः पेटविणांऱ्या मूर्तीचे आसन. होतें. इ मग्र 
पाहा, मी. . खोऱ्यांत. दृष्टांत पाहिला .होता त्यासारखे 
इस्राएलाच्या - देवाचें तेज येथें होते. ५ तेव्हां तो. मळा 
म्हणाला,. मानवपुत्रा, आपले. डोळे वर .करून' उत्तर 
दिशेकडे.. पाह्य: मीं? उत्तरेकडे दृष्टि लाविली... तों वेदी. 
वेशीच्या उत्तरेस .: मंदिस्रच्या . म्रवेश्मार्गात.. ही: : इर्थ्येस 
प्ेठनिणारी- मूर्ति होती. £ तो मता... २.थाळ,,..”ए्वन- 


पुत्रा, 'ते. काय करीत आहेत. तें... पाहतोस: ना :. मीं 


आपल्या... पवित्रस्थानांतून दूर. निघून जावें :म्हणून अशी 





शल० ८१४७-९९. 


दन चन मम तों 'मिंतीला भक. पडळें होतें. ८ त्याने मळा 
म्हटलें, मानवपुत्रा, भिंत खण; मीं भिंत खणिंली; तों 
पाहा, एक दार लागलें. ९ तेव्हां तो. मला म्णाला 





येथें हे लोक . कसली दुष्ट व अमंगळ कृत्ये. करीत । ९ 
आहेत तीं पाहा. १० मीं आंत. जाऊन पाहिलें तों! 


सरपटणारे प्राणी; अमंगळ..पंडु व: इल्लाएल. घराण्याच्या 
सवे मूर्ति. यांचीं:- चित्रें भिंतींवर योहोंकडे काढिछेलीं 
होतीं. :११ -त्यांच्यापुढें .इल्लाएठ घराण्याच्या . वडिलांतळे 
सत्तर पुरुष उभे:असून त्यांजमध्यें याजग्या बिन शाफान 
हा उभा होता; त्या प्रत्येक माणसाच्या. हातीं घुफाटणें 
होतें; तेथें. घुपाच्या दाट: धुराचा प्ररिमळ.. वर; जात 
होता. १२ तो. मठा: म्हणाठा,, -मानवपुन्ञा, -इत्लाएल 
घराण्याचा: प्रत्वेक “वंडीळ आपल्या!.मूर्तिगरहांत अंधारा- 
मध्यें कार्य करीत आहे हें तुला दिसते ना £ ते. तर 
म्ह्थतात कीं. परमेश्वर -आम्हांस “पाहत नाहीं; परमेश्वराने 
देशाचो:त्याग. केला आहे. १३ तो मताः म्हणाला; 'ते 
यांहूनदि”:अधिक अभंगळ:- छृ्त्ये- करीत आहेत, तीं 
पुनरपिंः तुला* दिसून येतीक..:१४ तेव्हां त्यानें मत्त 
' परमेश्वराच्या मंदिराच्या. उत्तरेस : असलेल्या . दरवार्जा- 
अवेळ ' आणिलें, तो; तेथें. स्रिया बसून तम्सुंजासांठीं 
शोक'करीत' होत्या.” १५ तो मला" म्हणाला, मानवपुत्रा, 
"सुला हे. दिसते नां? ह्याहून “अधिक अमंगळ गोष्टी: तुझ्या 
दृंीस पडतील. १६ तेव्हां" त्यानें मेळा परमेश्वराच्या 
मंदिराच्या आंतल्या अंगणांत नेलें, तो “पाहा, परमे- 
श्वराच्या मंदिराच्या द्वारी देवडीच्या व वेदीच्या दरम्यान 
सुमारें पंचवीस इसम परमेश्वराच्या मंदिराकडे 
पाठ करून व॑ 'पूर्वेकेडे तोंड कलन उंभे: होते; ते 
पूवेदिशेस' सूयोची उपासना, करीत होतें. १७ तो. मला 
म्हणाला, ' मानवपुत्रा, तुला हॅ दिसतें. ना: यहेकरचे 
घराणें येथे ही. अमंगळ कृत्ये करीत आहे, हे थोडें 
झालें काय १ देंदा जुळमाच्या कृत्यांनी भरून . तें मेला 
गुन:पुनंः संतापवितात; : पाहा, तें. आपल्या ' नाकासं 
डहाळी लावींत आहेत. १८ यामुळे मी संतापून 
करावयाचें ते. करीन, मी त्यांजवर कृपादष्टि करणार 
नाहीं; त्यांची . गय करणार नाहीं; त्यॉनीं* मोठ्याने 





फसल 


माझ्या कानीं. आरोळी मारिली तरी मी - त्यांचें 
ऐकणार नाहीं 

१ मग त्यानें मला ऐकूं येईसें मोठ्यानें म्हटलें, 
नगररक्षकददो, तुम्ही सगळे आपलीं विध्वंसक हत्यारें 
हातीं घेऊन इकडे या. २ तेव्हां पाहा, उत्तरेकडील 
वरच्या वेशीनें सह पुरुष आपल्या हातीं विध्वंसक 
हत्यारें घेऊन - आले; त्यांजमध्यें छत्र तागाचें वलन ल्यालेला 
एक मनुष्य होता, त्याच्या. कमरेनजीक कारकुनाची 
दळत , होती.. ते. आंत जाऊन . पितळी बेदीजवळ उभे 
राहिले, “३ करूनारूढ .असलेल्या इश्लाएलाच्या देवाचें 
तेज: तेथून... निघून मंदिराच्या उंबरठ्यावर. आलें; 
लाणि' कमरेनजीक कारकुनाची दऊत असलेल्या व झुन्न 
तागाचे ,वल्न ल्यालेल्या त्या मनुष्यास त्यानें हाक मारिली. 


७४: परमेश्वर. त्याला म्हणाला, नगरामधून, यर्दाळेमा- 


अधून .जाऊत. जीं मागें आपल्यांत होत'. असलेल्या 
सवे. .असंगळ :कृत्यांसुळें उसासे . टाकून विलाप करीत 
आहेत त्यांच्या कपाळावर चिन्ह कर.. "मलो ऐकूं येईसें 
तो. त्या बाकीच्यांस. म्हणाला, त्याच्यामागून नगरांत जा 
व संहार करा; कृपादृष्टि करू नका; ग्रय.. करूं . नका; 
६... वृद्ध, . तरूण व कुमारी, मुळें, व स्रिया यांची 
निखालस . कत्तंक करा; पण ज्यांवर चिन्ह असेल 
त्यांस . .स्प्शे करू नका; माझ्या  पवित्रस्थानापासून 
आरंभ करा. तेव्हां मंदिरापुढें असलेल्या वडिलां- 
पासून त्यांनीं. : आरंभ केला. ७ त्यानें त्यांस 
म्हटले, . मंदिर भ्र. करा; : अंग्णें वघिलेल्यांनीं 
भरून टाका; चला, निघा; तेव्हां त्यांनीं जाऊन नगरांत 
संहार चाढविला;: . ८ त्यांनीं 'अश्ली . कत्तल “चालविली 
असतां मी सुटलो तेव्हां .मी : उपडा पहून ओरडून 
म्हणाली,. हाय. हाय -! प्रभू परमेश्वरा, तूं यरदाळेमावर 
ओऑपल्या क्रोधाचा: चेंषीच 'करून अवेच्या 'अवश्िष्ट इत्रा- 
एलांचा विध्वेस  :करिलील' काय £ ९ तेव्हां .तो मला 
म्हणाला, इखाएलं व यहूदा” यांच्या धराण्याचा अधम 
अत्येत. भारी आहे; देश रक्तपातानें भरला आहे; नगर 
अन्यायाने : भरलें: आहे; कारण ते. म्हणतात, परमेश्वराने 
देशाचा त्याग. केला आहे; परमेश्वर पाहत नाहीं. 


<६ईरे 





प्या न्मिम्यन मीः तर कृपादृष्टि करणार नाहीं, गय: करणार * नाहीं, 
त्यांच्या -आचाराचें प्रतिफळ त्यांच्या दिरीं लादीन, 
११ तेव्हां पाहा, कमरेनजीक कारकुनाची दऊत अस- 
लेल्या व झुन्न तागाचे वस्र ल्यालेल्या. त्या मनुष्यानें परत 
येऊन कळविलें कीं तुझ्या आज्ञेप्रमाणे मीं केलें आहे. 

१.मीं पाहिळें तों. 'करूबांवरल्या छतावर 
९ ७ तृणमण्यासारिखं कांहीं दिसळें, तें सिंहासनाच्या 

प्रतिमेसारिखें होते. २ मग . परमेश्वर तागाचे 
वक्ष ल्यालेल्या. त्या मनुष्यास म्हणाला, . करूनांखालीं 
याकांच्या मध्यें. जाऊन करूबांच्या मधून .इंगळांनी आपली 
ओंजळ भर ब ते नगरावर विखर,; तेव्हां तो माझ्या 
देखत गेला. २ तो मनुष्य :गेला . तेव्हां कशूब म्रंदिराच्या 
खजवीकडे उभे होते आणि आंतटें अंगण मेघानें व्यापून 
राकिलें. होतें. ४ परमेश्वराचे तेज कशूबावरून निघून 
मंदिराच्या उंबरठ्यावर आलें . होतें; .. मंदिर ' मेघानें 
ब्यापिटें होतें व अंगण परमेश्वराच्या तेजाच्या प्रमेने 


भरून गेलें होतें. ५ कश्नबाच्या पंखांचा ध्वनि बाहेरच्या 


- अंगणांत ऐकू जात होता; सर्वसमर्थ देवाच्या वाणी- 
सारखा तो होता. ६ त्यानें शुभ्र तागाचे ' वक्ष ल्यालेल्या 
मनुष्यास आह्ापून सांगितलें. कीं.. त्या चाकांमधून, 
करूबांच्या. मधून, इंगळ घे; तेव्हां तो जाऊन चाकांच्या 
बाजूस उभा राहिला. ७ मग त्या कल्बांपेकी 
एकाने आपला हात लांबवून . करूबांमधल्या 
विस्तवास तो लाविला; त्यानें ..त्यांतून - कांहीं इंगळ 
घेऊन तागाचें वक्ल ल्याठेल्या त्या मनुष्याच्या हातांत 
दिळे, तो ते घेऊन निघून गेछा. ८ तेथें. करूबांजवळ 
त्यांच्या .पंखांखालीं भनुष्याच्या हाताच्या आळकृतीसारखें 
कांहीं दृष्टीस. पडलें. ९ मीं पाहिलें तों प्रत्येक करूबाच्या 
बाजूस एक अशीं 'सगळ्या करूनंच्या बाजूस चार चाके 
होतीं; तीं 'चार्के वेड्येमण्यासारखीं दिसत . होतीं. 
%० दिसावयाला त्या चार चाकांचा डौल-.सारखा होता; 
तीं. जशीं काय चाकराआड चाक अशीं होतीं: ११. ते 
चालत तेव्हां चारी दिशांपेकी पाहिजे त्या दिलेस जात; 
चालतांना वळत नसत; प्रत्येक मस्तकाच्या .कोणत्याहि 
रोखाने ते. जात; चालतांना वरत नसत. १२ त्यांचे 


भ५ २४9:०-१९१४३ 








सवे शरीर, पाठ, हात, पंख व चार चाके यांस :सवेज 
डोळे होते. १३ चाकांस गरगर फिरणारीं.:-चाकें असें 
म्हटलेळें मी ऐकळें. १४ .त्या प्रत्येकास ::चार सुखें 
होतीं; पंहिळें मुख करूबाच्या .मुखासारखें होतें,.. दुसरें 
मनुष्याच्या मुखासारखें होतें, तिसरें सिंहाच्या मुखासारखें 
होतें-व चौथे. गरुडाच्या मुखासारखें होतें. १५ ते करूब 
उहून वर 'गेळे; मीं खबार नदीच्या तीरीं पाहिला तो हा 
प्राणी होय. .१६ करूब चालले म्हणजे चाके त्यांवरोबर 
चालत आणि भूसीवरून उंच उडण्यासाठी. . ते आापळे 
पंख .उचलीत तेव्हां. ती. चार्के. वेगळी होत... नसत; 
१७. ते थांबले म्हणजे.तीं थांबत; ते वर उडाले . म्हणजे 
त्यांबरोबर तीं वर जात; कारण त्या प्राण्यांचा... आत्मा 
त्यांत होता. : 
- १८ तेव्हां परमेश्वराचे. तेज मंदिराच्या .उंबरठ्या- 
वरून निघून करूबांवर जाऊन राहिलें. १९ निघते- 
'वेळीं करूबांनीं आपले पंख उचलिले व ते माझ्यादेखत 
भूमीवरून वर चढून गेले, .. त्यांबरोबर चाकेंहि. गेलीं; ते 
परमेश्वराच्या मंदिराच्या पूर्वे द्वारापुढें थांबले; त्यांच्यावर 
इस्लाएला'च्या देवाचें तेज होते. २० खबार नदीच्या 
तीरी मीं इद्याएलाच्या . देवाच्या आसनाखालीं पाहिला 
होता तो हा. प्राणी होय; ते करूब आहेत. हें मला 
कंळलें. २१ त्या ्रत्येकासं चार मुखे होतीं. व प्रत्येकास 
चार. पंख - होते; .. त्यांच्या पंखांखालीं मनुष्याच्या 
हातासारखी आकृति होती. २२ त्यांच्या चेद्दऱ्यांविषयीं 
म्हणाल तर खनबार नदीच्या . तीरीं मीं .. पाहिलेल्या. 
चेहऱ्यांसारखेच ते होते, त्यांचीं स्वरूपे व ते स्वतः 
तसेच. होते; ते नीट आपल्यासमोर चालत.. 
१: मग आत्म्याने मला उच्छन घेऊन 
६ १ परमेश्वराच्या मंदिराच्या पूर्वामिसुख पूर्ववेश्ीकडे 
आणिले; तेव्हां: पाहा, वेश्षीपुढें पंचवीस इसम 
होत्ते; त्यांच्यामर्ध्ये-याजन्या. बिन. अज्जूर : व :<-परुव्या 
विन बनाया हे लोकनायक माझ्या दृष्टीस पडले. २ तो 
मला म्हणाला, मानवपुत्रा; अधर्मांची योजना करणारे 
व.या नगरांत अनिष्ट संकल्प करणारे पुरुष ते हेच; 
३ ते म्हणतात, घरें बांधण्याची वेळ अद्यापि जवळ: 


२ 


टा ह 


भर ११६१-१२:५ यहेज्केल 


आली नाहीं; हे नगर जणू काय कढडे व: आम्ही । कीं मी ठुम्हांस राष्ट्रातून गोळा करून आणीन; ज्या ज्या 
तींतळें मांस; ४ म्हणून त्यांजविरूद्ध संदेश दे, मानव- ! देशांत तुम्ही पांगलां आहां त्यांतून मी तुम्हांस जमा 
पुत्ना, संदेश दे. ५ तेव्हां परमेश्वराचा आत्मा मजवर । करून घेईन; आणि इस्लाएल देश तुम्हांस देईन. १८ ते 





उतरला; तो म्हणाला, असें म्हण : परमेश्वर म्हणतो, अहो 
इस्माएह वंशजहो, तुम्ही. असेंअसें म्हटलें; -. तुमच्या 
मनांत कायकाय येत आहे तें मी जाणतो. ६ तुम्ही या 





येथे येतील आणि येथल्या सवे तिरस्करणीय व 
अमंगळ वस्तु येथून काढून टाकितील. १९ मी त्यांस 
एकच हृदय देईन; तुमच्यांत नवीन आत्मा घालीन; मी 


नगरांत पुष्कळांस वधिळें, त्यांतळे रस्ते प्रेतांनी भरून । त्यांच्या देहांतून पाषाणहृदय काहून टाकून त्यांस मांसमय 
टाकिळे. ७ ह्याकरितां प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तुम्हीं या | हृदय देईन; २० म्हणजे ते माझ्या नियमांस अनुसरून 
नगरांत ज्यांना वधून टाकिले, ते मांस आहेत, व हें , चालतील, माझे निर्णय पाळून त्यांप्रमाणें वागतील; ते 
नगर कढई आहे; तुम्हांस तर त्यांतून बाहेर नेतील. | माझे लोक होतील व मी त्यांचा देव होईन. २१ तरी 
८ तुम्ही 'तरवारीस मितां; मी तुम्हांवर तरवार आणणार | ज्यांचे मन त्यांच्या तिरस्करणीय व अमंगळ वस्तूंच्या 
असें. प्रमु परमेश्वर म्हणतो: ९ मी तुम्हांस . त्यांतून | मनोरंथास अनुसरतें त्यांच्या आचाराचें प्रतिफळ 
बाहेर काढीन, तुम्हांस परदेश्ीयांच्या हातीं देईन ब । त्यांच्याच शिरीं येईलसें मी करीन, असें प्रभु परमेश्वर 
तुम्हांस. न्यायदंड करीन. .१० तुम्ही तरवारीने पडाल; । म्हणतो. २२. तेव्हां करूबांनीं. आपले पंख. उचलिले, 
इद्ाएलसीमेवर मी तुमचा न्याय - करीन' तेव्हां । त्यांबरोबर चाकेंहि उचललीं गेलीं .आणि इस्लाएलाच्या 
तुम्हांला:,सुमजेल कीं भी परमेश्वर: आहें. ११ हें नगर । देवाचें तेज त्यांच्यावर होतें. २३२ मग परमेश्वराचे तेज 
तुम्दांस 'कढडे' होणार नाहीं व तुम्ही . तींतळें- मांसहि | नगराच्या मध्यभागाहून वर चहून नगराच्या पूर्वेस 
ह्ोणार' नाहीं; इत्लाएलसीमेवर मी तुमचा. न्याय करीन. | असलेल्या पवेतावर राहिलें. २४ तेव्हां त्या आत्म्याने 
१२ तेव्हां तुम्हांला समजेळ कीं मी परमेश्वर आहें; | दृशंतांत मला उचळून घेऊन खास्दी देशांत घरून आणि- 
कारण तुम्ही माझ्या नियमांप्रमाणे चालला नांही, माझे | लेल्या लोकांकडे आणिलें आणि जो दृष्टांत नी पाहत 
निर्णय . तुम्ही पाळिले. नाहींत, तर॑ . तुम्ही. आपल्या ' होतों तो माझ्या डोळ्याआड झाला. २५ -मग परमगे- 
सभोबती “ असणाऱ्या राष्ट्रंच्या निर्णथांप्रमाणें वागला: | श्वरानें मला सांगितळेलीं सवे वचनें, धरून आणिलेल्या 
१३ मी हा. संदेश देत असतां असें झालें कीं पलठ्या | त्या लोकांस मीं सांगितली. 
बिन बनाया मेला. तेव्हां मी उपडा पढून मोठ्याने | १ परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं 
ओरडून म्हणालो, 'अहा प्रभू. परमेश्वरा, वं. इत्याएली । 0 ९१ २ मानवपुत्रा, तं. फितुरी घराण्यांत राहत आहेस, 
अवक्षेषाचा पुरा अंत करितोस काय | त्यांस डोळे असून दिसत नाहीं, कान असून 
१४ परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं १५ मानव- | ऐकूं. येत नाहीं; कारण ते फितुरी घराण्यांतळे आहेत 


पुत्र जे यरुडलेमनिवासी, . परमेशवरापासून दूर राहा, 
आम्हांलाच देश वतन मिळांला आहे, असें म्हणतात 
ते तुझे भाऊबंद; तुझे भाऊबंदच, तुझे आत्तजन, 


इस्सएलाचें सवे घराणें आहेत; १६ ह्याकरिता असें म्हण: | 


प्रभु परमेश्वर म्हणतो कीं मीं त्यांस राष्ट्रांत दूर घालवून 
देऊन देशोदेशी पांगविलं आहे, तरी ज्या ज्या देशांत 
ते गेळे आहेत त्यांत मी त्यांस अल्पकाळ पवित्रस्थान 
होईन. १७ यास्तंव असें म्हण: प्रभु परमेश्वर म्हणतो 





३ ह्याकरिता हे मानवपुत्रा, तू. देशांतर करण्यास लागणारी 
सामशभ्री सिद्ध कर, व.भरदिवसां त्यांच्यादेखत निघून जा; 
त्यांच्यादेखत आपलें ठिकाण सोडून दुसऱ्या ठिकाणीं जा; 
न जाणो हे. कदाचित्‌ त्यांच्या लक्षांत येईल; ते तर बेड- 
खोर धराण्यांतळे आहेत. ४ देद्यांतरास जातांना सामग्री 
बाहेर काढितात तसें तू॑भरदिवसां त्यांच्यादेखत आपलें 
सामानसुमान बाहेर काढ, व देशांतरास निघतात तसा 
संध्याकाळीं त्यांच्यादेखत निघून जा. ५ त्यांच्यादेखत 


८६४ 


यहदेज्केळ अ० १२९:५-१३५२ 


हा र तन हण र म आरषार भोक पाड व त्यांतून आपलें सामान- । $4. मानवपुत्रा, तूं. “थरथर कापत अन्न खा; 
सुमान ने.. ६. त्यांच्यादेखत तें खांद्यावर घे व अंधार | कंपायमान व चिंतातुर. होऊन . पाणी. पी; - 3३९ आणि 
श्पडला :म्हणज़ञे तें घेऊन जा; त आपलें मुख. झाक । या देशाच्या लोकांस सांग की. प्रभु परमेश्वर इस्राएल. 
- णजे भूमि, तुला दिसावयाची नाहीं; कारण मीं तुला । देशांतल्या यरूकालेमनिवासीयांविषयी . म्हणतो ' “कीं : ते 
इस्राएल घराण्यास चिन्हवत्‌ नेमिळें आहे. ७ मला आज्ञा । चिंतातुर 'होऊन . अन्न खातील, भयचकित “होऊन : 
झाली तसें. मो केलें; देशांतरास लागणारी सामग्री | पाणी पितील;. कारण त्या देशाच्या सर्वे रहिवाऱ्यांच्या. 
नेतात तसें मी भरदिवसां आपलें सामानसुमान बाहेर ! दृष्टतेसुळें त्याच्या भूमींतठें सवे कांहीं नष्ट' कहन तीर . 
काढिले व संघ्याकाळीं मीं तटास आरपार भोक पाढिठें; । ओसाड .. करण्यांत आली आहे. २९०. आबाद नगरे 
अंधार पडलां तेव्हां मीं सामान बाहेर नेळें ब त्यांच्या- | उजाड होतील, भूमि ओसाड होईल, म्हणजे- तुम्हांस 
देखत तें मीं खांद्यावर घेतलें. ८ सकाळीं परमेश्रराचें | समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. ः 
अचच्नन मला प्राप्त झाठें. कीं ९ मानवपुन्ना, तू. काय २१ मग : परमेश्वराचे बचन मला. प्रात झालें कीं. 
करितोस, असें तुला त्या इस्नाएल धराण्यानें, त्या. फितुरी , मानवपुत्रा, २२ दिवस लांबत चालले आहेत, प्रत्येक 
'घराण्यानें, म्हटळें ना £ १० त्यांस सांग: प्रभु परमेश्वर ' दृष्टांत निष्फळ होत आहे, हा जो प्रवाद इस्राएल देशांत 
म्हणतो क्री हे देववचन यरडालेमांतील अधिपतींस. व | ठुमच्या तोंडी पडला आहे त्याचा अर्थ काय £ ९२३ तर 
ज्या इस्लाएल घराण्यांतळे ते. आहेत त्या. सर्वे घराण्याला | त्यांस सांग : प्रभु परमेश्वर भसे म्हणतो कॉ मी ह्या 
लागू आहे. ११ असें म्हण कीं मी तुम्हांस चिन्हवत. | म्हणीचा प्रचार बंद करीन ब. ती ते इल्लाएलांत पुन 
आहें; मीं त्यांस करून दाखविलें तर्सेच त्यांस घडेल । उष्हारणार नाहींत; त्यांस सांग की दिवस जवळ आळे 
ते. हद्दपार होतील, बंदिवासांत जातील. १९ त्यांच्या. | आहेत व प्रत्येक दृष्यांत प्रत्ययास येण्याचा समय 
'तला सरदार अंधार पडला असतां. खांद्यावर सामान । जवळ आला . आहे. २४ इस्लाएळ घराण्यांत यापुढें 
घेऊन निघून जाईल; ते तट फोडून त्यांतून ते नेतील; । निरर्थक दृष्टांत व खुष करणारा दाकुन सांगणार नाहींत. 
तो भापळें मुख झाकील म्हणजे त्याच्या डोळ्यांला भूमि । २५ कारण मी परमेश्वर आईे; मी बोलत आहें ब मी 
दिसावयाची नाही. १३. मी त्याजवर आपलें जाळें | बोलतो. ते. वचन सिद्धीस आहेळच; त्याला इतःपर . 
टाकीन म्हणजे तो माझ्या पाशांत- सांपडेल; मी. त्यास । विलंब लागणार नाहीं; कारण प्रभु परमेश्वर म्हणतो, 
बाबेलास खास्दयांच्या देशांत घेऊन जाईन; पण तो देश | हे फितुरी. घराण्या, मी तुमच्या काळीं वजन. बोलेन 
त्य़ाला दिसणार नाहीं व तो तेथेंच मरेल. १४ मी | व तैं पूर्ण करीन, 
त्याच्याभोवतालचे त्याचे सर्व साहाय्यकर्ते ब त्याची सर्व | २६ परमेश्वराचे वचन पुनः मला प्राप्त झालें कॉ 
सेना यांची दाही दिशांस दाणादाण. करीन, व मी | २ मानवपुत्रा, पाहा, इद्लाएठ धराणें म्हणत आहवे कीं 
तरवार उपसून त्यांचा पिच्छा पुरवीन. १५ मी त्यांस | त्यानें जो दृष्टांत पाहिला त्याला पुष्कळ अवधि आहे; 
राष्ट्रामध्ये परागंदा करीन, त्यांची देशोदेशी पांगापांग | तो दूरच्या काळाविषयीं संदेश देल आहे. २८ ह्याकरिता 
करीन, तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर. आईें. । त्यांस. सांग : प्रभु परमेश्वर म्हणतो कॉ माझ्या कोणत्याहि 
१६ तरी त्यांच्यांतल्या थोडक्यांस तरवार, दुष्काळ व । वचनास विलंब लांगणार नाहीं; मी बोलेन ते वचन 
मरी यांपासून मी बचावीन; म्हणजे ते ज्या ज्या राष्ट्रांत । सिद्धीस जाईलच असें प्रमु परमेश्वर म्हणतो. 











जातील. तेर्थे आपल्या अमंगळ कृत्यांची कहाणी _ १ परमेश्वराचे बचन मला प्राप्त झालें की 
सांगतील; ,तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. शे २ सानवपुत्रा, संदेश देणाऱ्या इल्लाएलाच्या 
१७ नंतर परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कॉ संदेष्टय विरुदध संदेश दे; जे आपल्या मनचाच 


५५ ८९७ 


अ>. १३५२-२३ 


यहेज्केठ 


रॅ टा स क. डर 1 र 


संदेश देतात त्यांस सांग, परमेश्वराचे वचन ऐका; ३ प्रसु 
परमेश्वर स्दणतो, जे मूखे :संदेषे. दृष्टांत पाहिल्यावांचूनं 
आपल्याच मनातील संदेश देतात ते. .हायहाय : करोत. 
४. हे 'इत्नाएला,- तुझे: संदेरे ओसाड जागीं असलेल्या 
कोल्ह्योंसारखें झाले आद्देत.. ५ परमेश्वरांच्या दिवशीं 
आणि इक्लाएळ घराण्याचा तट तुम्ही नीट-बांधून- काढीत 
नाहीं. ६ परमेश्वराने. त्यांस - पाठविळें नसतां, ही 
परमेश्वराची वाणी असें. म्हणणारे पोकळ हृथ्यंत' व खोटा 
शकुन' पाहतात; आणि इाकुनाप्रमा्णे खरोखर “घडेल 


अक्षी ' आश्या धरितात. ७ तुम्हीं ' निर्थक दांत । 


पाहिला, खोठा शकुन सांगितला; आणि - मी “बोललो 
नसतां. हॅ परमेश्वराचे बंचन असें. तुम्ही म्हणतां 
अंझी. गो आहेना? 

८ ह्याकरिता प्रभु परमेश्वर म्हणतो, बुंम्दी पोकळ गोष्टी 


सांगतां व खोटे दृष्टांत पाहता; तर पाहा, भी तुमचा. 


विरोध करीन असे प्रमु परमेश्वर म्हणतो. ९ “निर्थक. 
दृष्टांत पाहणाऱ्या व खोटे शकुन सांगणाऱ्या संदेष्यांवर 
माझा हाते चाळेल; माझ्या लोकांच्या मंडळांत त्यांचा 
प्रवेश होणार ' नाहीं, इस्लाएळ घराण्याच्या नामांवलींत 
त्यांची नोंद व्हावयाची नाहीं, इद्नाएल देशांत त्यांचें जाणे 
होणार नाही; तेव्हां तुम्हांस समजेल की मी प्रभु परमेश्वर 
आहे. १० 'ह्यांचें कारण हेंच कीं त्यांनीं माझ्या लोकांस 
बहकविळें आहे, शांति नसतां शांति आहे असें त्यांनीं 
म्हटलें आहे; आणि माझे ठोक तट बांधीत असतां. 
पाहा, त्याला ते कचा चुना लिंपीत आहेत. ११ त्या 
कक्षा चुना [छेपणार्‍यांस म्हण, तंट पडेल; जोरांचा पाऊस 


वारा सुटेल: १२. पाहा, तो. तट पडल्यावर तुम्हीं 
लिंप्लेलां चुना कोठे आहे, असें लोक तुम्हांस. म्हणणार 
नाहॉत कॉय १ .१३ ह्याकरिता प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
आपल्या संतापामुळें तुफानी वारा सुटेल असें मी करीन 
माझ्या कोपामुळें जोराचा पाऊस पडेल, नाश व्हावयासाठीं 
माझ्या . संतामामुळें मोठ्या गारा पडतील. १४. तुम्हीं 
क्या तुना लिंपळेला तट मी पाहून जमीनदोस्त करीन 


८६६ 


म्हणजे त्याचा पाया उघडा पडेल; तंट पडेलः- व तुंग्दी 
त्याबरोबर नष्ट व्हाल; तेव्हां तुम्हांस समजेळ की मी 
परमेश्वर आहें. १५ मी आपला संतापाचा. -कहर त्या 
तटावर 'व त्यास कच्या चुना ठिंपणार्‍यांवर' गुदरवीन; 
तेव्हां मी तुम्हांस म्हणेन, तट दृ त्याला कचा चुना 
लिंपणारे नष्ट झाळे आहेत. १६ ज्या संदेष्टयांनीं यरु- 
शलेमाविषयीं. संदेश दिला व शांति नसतां शांति आहे 
असा दृष्टांत सांगितला, ते तुम्ही नष्ट झालां आहां, 
असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 

१७ आणखी हे मानवपुत्रा, आपल्याच मनांतील: 
संदेश देणाऱ्या तुझ्या लोकांच्या कन्यांकडे तोंड करून 
त्यांच्याविरुद्ध संदेश दे. १८ त्यांस सोंग: प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, लोकांच्या प्राणांची पारध करावी म्हणून ज्या 
तुम्हीं प्रत्येक कोपराला पट्टया शिवून लावितां, व॑निर- 
निराळ्या उंचीच्या मनुष्यांच्या डेक्‍यांसाठीं जाळ्या 
तयार करितां, त्या तुम्ही हायह्ाय म्हणाल. तुम्ही 


माझ्या लोकांच्या प्राणांची पारध करितां, पण स्वतांच्या 


प्राणांचा बचाव कारितां. १९ लबाडीस कान देणाऱ्या 
माझ्या लोकांस तुम्ही ल्वाडी सांगून, जे मरू नयेत 
त्यांस मारून व जे जगूं नयेत त्यांस बचावून मूठभर 
जवांसोठीं ब भाकरीच्या ' तुकक्यासाठी तुम्हीं माझ्या 
लोकांसमोर माझा अवमान केला आहे. २० ह्याकरिता 
प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, ज्या पट्टया बांधून तुम्ही 
पक्ष्यांप्रमा्णे पारध करितां, त्यांची मी वोट लावीन; मी 
तुमच्या बाहूंवरून त्या पट्ट्या फाहून काढीन आणि ज्या 
आत्म्यांची तुम्ही पक्ष्यांप्रमाणे पारध करितां, त्यांस 
मुक्त करीन. २१ तुमच्या जाळ्याहि मी फाडून टाकीन, 
तुमच्या ह्ातांतळे माझे लोक सी सोडवीन; ते तुमच्या 
हाती यापुढें भक्ष्य होणार नाहींत; तेव्हां तुम्हांस सम 
जेल कीं मी परमेश्रर आहें. .२२ कारण ज्या धार्मिकास 
मीं दुखविलें नाहीं त्याचें मन तुम्ही खोटें बोळून दुख 
वितां, आणि दुष्टानें आपल्या कुमार्गापासून . वळूं नये, 
आपला जीव बचावू नये असें तुम्ही त्याच्या 
हाताळा बळ देतां; २२ म्हणून यापुढें तुमचें निर्थक 
इशंत पाहणें व तुमचें शकुन पाहणें बंद होईल; आणि 


मी. आपले लोक तुमच्या हातांतून सोडवीन;. तेव्हां 
वुम्हांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें 
१ इस्वाएलाच्या वडिलांपैकीं कित्येक मनुष्ये 


मजकडे येऊन माझ्यासमोर बसलीं. २ तेव्हां | 


परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कों ३ मानव- 
पुत्रा, ह्या मनुष्यांनीं आपल्या ' हृदयांत. आपल्या मूर्ति 
वागविल्या आहेत; त्यांनी आपलें पापजनक अडखळण 
आपल्या नेत्रांसमोर ठेविलें आहे; अशा लोकांस मी 
आपल्याला प्रश्न विचारू देईन काय ६ ४ ह्याकरिता 
त्यांजशीं बोल; त्यांस सांग कीं प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
इक्लाएल धराण्यांतील जो कोणी आपल्या हृदयांत मूत 
बागबितो, आपलें पापजनक अडखळण आपल्या नेत्रां- 
समोर ठेवितो आणि. संदेष्ट्याकडे . येतो त्यांस माझे उत्तर 
त्याच्या मूर्तीच्या .संख्येच्या मानानें मिळेल; ५ येणेंकरून 
मो इक्षाएल घराण्यांच्या हृदयास हात घालीन, कारभ से 
सवे आपल्मा मू्तींसुळे मला. परके झाले आहेत. 
*६ यॉस्तब इद्लाएल घराण्यास सांग, असु परमेश्वर म्हणतो 


११ म्हणजे इल्लाएळ- घराणें मजपासूत बहकून जाणार 


अ० १३:२३- १४:२२ 


नाही. व आपल्या. सवे पातकांनीं आपणांस. विटाळून 
घेणार नाहीं; तर ते माझे लोक होतील 'व॑ मी. त्यांचा 
देव होईन, असें परमेश्वर म्हणतो. - 
१२ मग परमेश्वराचे वचन मला . प्रत्त झाळे: कीं 
१३ _ मानवपुत्रा, एकाद्या देशाने विश्वासघात: कलब 
मजविरुद्ध॑ पातक केल्यास मी त्यांवर आपला. हात 
चालबीन, त्यांच्या अन्नाचा आधार :तोडीन, देह्यांत 
दुष्काळ पाडीन, आणि त्यांतून मनुष्य व पशु: य़ांचा 
उच्छेद करीन; .१४ तेव्हां त्यांत नोहा, दानीएल व 
इेयोब हे 'तिघे असले तरी फार झालें; ते आपल्या 
धार्मिकतेमुळे. आपला तेवढा जीव बचावितील असें 
प्रभु परमेश्वर म्हणतो. १५ मी देहांत हित्न पु धाहून 
तो उदध्वस्त केला. आणि. त्या पड्ममुळें कोणी त्यांतून. 
जातयेत नाहीं इतका निर्जन तो केला; १६ तर प्रमु 
परमेश्वर म्हणतो, माझ्या जीविताची झपथ, त्यांत ते 
तिघे. असले तरी त्यांस पुत्रांचा किंवा कन्यांचा बचाव 
करतां येणार नाहीं, त्यांचा मात्र निभाव लागेल, पण 
देश वैराण होईल. १७ मीं देशावर तरवार आणून 
म्हटलें की, अगे तरवारी, देशावर फीर, आणि तिने 
मनुष्य ब पशु यांचा संहार केळा; १८ तर प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, माझ्या जीविताची दापथ, त्यांत ते तिघे 
असले तरी त्यांस पुत्रांचा . किवा कन्यांचा बचाव 
करितां येणार नाहीं, त्यांचा कायतो निभाव लागेल, 
१९ मीं: त्या . देशावर मरी पाठविली आणि. 
त्यांतून मनुष्य न पक यांचा उच्छेद करण्यासाठी 
। रक्ताच्या रूपाने माझ्या संतापाचा वषाव केला; २० तर 
प्रभु परमेश्वर म्हणतो, माझ्या जीबिताची शपथ, नोहा; 
| दानौएळ बे ईयोब हे. त्यांत असंळे तरी त्यांस पुत्राचा 
किंबा कन्येचा बजाव करिता येणार नाहीं; ते आपल्या 
धार्निकतेसुळे फार तर आपला जीव वांचषितील 
२१ तर मग भी तरवार, दुष्काळ, हिल पश्च व मरी' ही 
भाशी चारी उप्र झासनें गद्हाळेमांतीळ मनुष्य व पहु 
यांचा संहार करण्यास त्यावर पाठवीन, तेव्हां त्याचा 
निभाव कसा लागेल, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
२२ तरी पाहा, त्याच्यांत भवशेष राहील; त्या अविष् 


८६७ 


" अर १४२२- १६:१६ * यहेज्केठ 


च प कनात हे जातक, प, त उबळ | गळ नहा पा खला गलत अचळ गा ब॑ कर्न्यांस बाहेर आणितील; पाहा, तीं तुम्हांकडे | चोपडळें नाहीं व याळंत्यांत 'शुंडाळलें नाहीं. 
येतील; तुम्ही त्यांचे मार्ग व त्यांची कमे पाहाल; तेव्हां | ५ तुझी करुणा येऊन. यांतले कोणतेंहि करावे अक्षी 
: मी यरुठाळेमावर आणिलेळे अनर्थ, त्याजवर आणिलेछे | तुजवर कोणाची दयादष्टि झाली नाहीं; तर तू जन्मलीस 
सवे प्रसंग- यांविषयी. तुम्ही सांत्वन पावाळ. २२ तुम्ही । तेव्हां तुला अमंगळ समजून शेतांत टाकून दिलें 'होतें. 
-_ त्य़ांचा मार्ग व त्यांची कर्मे पाहाल तेव्हां त्यामुळें - तुमचें . ६ मीं तुजजवळून जातांना तुला आपल्या. र'क्तांत 
सांत्वन होईल, आणि मीं जें त्याचें सवे काही केळें | लोळतांना पाहिलें, तेव्हां मी तुला म्हणालो, तूं आपल्या 
आहे त्यांतले -कांहींहि विनाकारण : केळें नाही. हे तुम्हांस | रक्तांत लोळत आहेस तरी जीवंत राहा; असेंच मी तुला 
समजेल, असें अभु परमेश्वर म्हणतो... :-- म्हणालो. .७ शेतांतर्ळे बीज वाहून सहरूपट होतें तशी 
“.''१ परमेश्वराचे वचन मला प्रात्त झालें कीं | मीं तुझी वृद्धि केली; तूं वाहून उंच झालीस, तूं अति 
१ ष्र २ ' मानवपुत्रा, सर्वे श्रक्षांत 'द्राक्षालतेची काय सुंदर झालीस, .तुलळा ऊर फुटले, तुझे केस वाढले 
श्रेष्ठता आहे १ वनवृक्षांमध्यें जी द्राक्षांची फांदी. | तरी. तूं उघडीनागडी होतीस: ८ मग तुजजवळून जातांना. 
होती.ती काय अधिक आहे १ ३ तिथे ठांकूड कोणी: | मी. तुला: पाहिलें, तों. ती वेळ तुझ्या. प्रेमविकासाची 
कामास लावितो -काय- १.. भांडी :- टांगून* ठेबण्यासाठी | होती; 'लेव्हां मीं तुजवर . पदर घाळून “तुझी नप्तता 
तिच्या छुट्या बनवितात ' काय-१ ४ प्राह्म, !ती. अर्भीत.  झाकिली:प्रमु परमेश्वर म्हणतो, . तेच्हाः मी. शकष वाहून 
सरपण “म्णून, :टाकितात; :अीर्ने : तिची:: दोव्ही टोके. | तुजबरोबर करार केला .. तू. माझी झालीस. ९ मीं तुला 
जाळिलीं वे :मघलाः भाग. भस्म झाला तर: ती'“कोणत्या .! पाथ्योरने: न्हाळं घातें, तुजवरचें रक्त धुऊन-काविलें ब 
काग्नास येईल? :-५ पाहा, .ती. शाबूत . असतां .'कसंत्याहिः | तुल तेळानें मारिले, १०. तुला वेलबुट्टीची . वद्षे . छेव- 
कामीं: पडतः नाहीं; :तर॑ सग - अभीर्ने: 'जळून | विली; - उत्तम चर्मी जोडा तुझ्या . पायांत .घातल्य, 
कोळसा! झाल्यावर ती कोणत्या :कार्मो- पंडणारे १ , तुझ्या. मस्तकाला उत्तम तामरथें वश युंडाळिलें, व. तुला. 
६ ह्याकरिता प्रभु परमेश्वरकम्हणतो, मी: वनवृक्षांतील ' रेशमी ओढणी. प्रांधराबेली. ११ मीं. तुला दागिन्यांनी 
द्राक्षांलता अंप्रींत ..सपण हणून :टाकितो त्याप्रमाणें । सजविळें, तुझ्या हातांत. बांगण्या घातल्या व गळ्यांत 
यरुशलेमनिवाऱ्यांस अग्नीत :>टाकीन.:. ७ मी. त्यांस. | गळसरी.. घातली.. १२. मी तुझ्या जाकांत नथ॒ घातली, 
विसुख . होइन; ते>भमींतून ' बाहेर पडले; तरी अभि -| कानांत बाळ्या घातल्या, तुझ्या. डोक्याला. उत्तम किरो- 
त्यंस:खाऊतत्टाकरील; मी त्यांस. 'विमुख:होडेन, तेव्हां | भूषण धातळें. -१३ तूं सोन्यारुप्यानें नटलीस; तुझा. 
तुम्ह्यंस... समजेल करीं मीः परसेश्वर - आरहे:;, दढ॒ त्यांनी | पेहराव उत्तम ताग, रेक्षीम ब जरतारी यांचा: होता;. 
बिश्वासघात केला आहे. :म्हणून - मी:-तेझ :वैराष््रा:.क्ररीन* | तुला .मोजनास सपीठ,-मधघ.व तेल.; ही-. असत; . तू अवि 
असे. अमु प्ररमेश्वर म्हणतो सुंदर. होतीस वत. सजवैभकळा पोहंचली होतीस 
प्रमेश्रराचें कवन अला- प्रास. झालें. .१५४ तुझ्या सोंदयोमुळें तुझी "कीर्ति . सष्टांत पसरली; 
१... २ मानवपुजा,;; उस्दाळेमेत्री:.अमंगळ : इत्यें कारण मी तुला दिलेल्या तेजाने तुझे...सोंदये- अप्रतिम 
तिच्या व्लक्षांत आणून दे. ३:-असें म्हण, झालें,:असें प्रभु ,परमेखर म्हणतो. 
परमेश्वर यरालेमेस::उहणतो>- तुझें मूळ वे उत्मति डी | . १५: तर आपल्या सौंद्योवर अस्थसा ठेवून: 
कलान "्देशांतली आहेत; 'सु्षा बाप: असोरी . क॑ तुझी | आपल्या कीतींच्या जोरावर 'दिंदळकी केली, ,आल्यागेल्या- 
आई;वहितीम़ .होती.: ४” तुझ्या जस्माबित्रयीं म्हटळें तर | बरोबर:-शिंदळकीचा दूँ.-सपाटा चालविळा; तुझें सौंदर्र 
त "जऱ्मलीक', तेव्हा तुझा नाळ*कापला नाहीं, तुला । त्यांस छटावयास सांपडेठें.. १६::-तूं- आपलीं? वरे घेऊन 
कण्कर्ने-घुऊन स्वच्छ केळे नाहीं, . तुझ्या 'अंगाला मीठ ' रंगीबेरंगी उण. स्थानें आपणासाठी. सजविलीं आणि कधी 


८६८. 





| यहेज्केल 


नाही व पुनः कधी व्हावयाची नाहीं अक्षी शिंद- ) मनस्वी. शिंदळकी चालविली तरी त्यानंहि तुझी तृप्ति 





त्यांवर केली. . १७ मीं. दिलेल्या सोन्यारप्याचे 
शोनिचंत दागिने घेऊन तू त्यांच्या पुरुषमूर्त केल्या व 
त्याजबरोबर शिंदळकी'क्रेली;. १८-तं आपलीं वेलबुड्टीचीं 
वसे घेऊन त्यांस .ळेवविलीं; मी दिलेल्या तेलाचा ब 
धुपाचा तू. त्यास नैवेद्य दाखविला. १९ मी. भाकर, 


अ० १८६११६-४१ 





होईना, ३० प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तू. स्वच्छंदी. वेश्येच्या 
कृतीप्रमाणें हें सवे 'केलें; तेव्हां. तुझें सन .किती दुर्बळ 
आहे. ! ३१ नाक्यानाक्यांवर तू. आपलीं. कमानदार 
घरें बांधलीं, व..रस्त्यारस्त्यांनीं.उभ्न..स्थाने .बांधिलीं, पण 

शींदळकीच्या वेतनाची. पर्वा..केली . नाहीं, यांत तूं. 


सपीठ, तेल व मध हीं तुला, देत. असें .व तुला चारीत । वेश्येत्री . रीत. सोडिली. ३२ तूं: तर पतीला सोडून पर- 


असें, .तींहि तूं त्यापुढे सुगंध म्हणून. अर्पीत असस; 
हे असें प्रत असे. असें. प्रजु परसेखर म्हणतो. 
२० आणखी मजपासून तुला पुत्र व कन्या ही झालीं, 
तीं तू . घेऊन त्यांस. खाऊन टाकण्यासाठी बळी 
म्हणून अर्पिलीं. ह्या . तुह्या शिंदळक्य़ा तुला 
पुरेशा झाल्या नाहींत; २१ म्हणून तूं माझ्या पुत्रांस 
बघून त्यांचा मूर्तीम्रीत्य्थ अमीत होम केला कांय १ 


पुरुष घेणाऱ्या जारिणी ख्रीप्रमाणे आहेस ! ३३ लोक 
वेस्येस वेतन देतात पण तूं.उलट आपल्या स्व जारांस 
वेतन देतेस ! त्यांनीं चोहोंकहून येऊन तुजबरोबर 
शिंदळकी करावी म्हणून तु. त्यांस लाळूच दाखवितेस. 
३४ तुझ्या शिंदळकीची रीत इतर ल्तरियांच्या उलट 

आहे; कोणी व्यभिचारी पुरुष तुझ्यामागून येत नाहीं 
तुला कोणी वेतन देत नाहीं, तर उलट तूं त्यांस वेतन 


: २२ हीं सव अमंगळ कृत्यें व शिंदेळक्या करितांना त॑.| देतेस, हें तुझें वर्तन विपरीत आहे. 


लहानपणी _ उघडीनागंडी असून ' आपल्या रक्तांत 
लोळत होतीस याची. तुला. कधीं आठवण झाली नाहीं 
२३ तू हीं दुष्कमे केल्यावर .( प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
तुला घिक्कार असों! तुला धिकार असो ! ) असे झालें 
कॉ. २४ तू आपणासाठी ' कमानदार घरे. बांधिले. 
रस्त्यारत्त्यांवर त. आपणासाठी उंच स्थाने केलीं. 
२५ तूं रस्त्यांच्या नाकयांनाक्यांवर आपलीं उंच स्थाने 
बांघिंली, ' आपलें सौंदर्य अष्ट केळे, आल्यागेल्या 
सर्वांपुढे आपले पाय पसरून मनंस्वी फ्रींदळकी केली. 
२६ मोग्या शरीराचे तुझे शेजारी भिसरी लोक यांजबरोबर 
तू. शिंदळकी केली; मला. चिडविण्यासाठीं - तूं मनस्वी 
शिंदळकी केली. २७ तेव्हां पाहा; मी आपला हात 
तुजवर उगारून तुझें नित्याचे अन्न कमी केळे आणि 
ज्यांना तुझें. शिदळकीचें. वर्तन लज्जास्पद वाटतें त्या 
वुझा द्वेष करणार्‍या पलिष्टयांच्या कन्यांच्या. स्वाधीन 
तुळा केलें. २८ तुझी तृत्ति' म्हणून कधीं होत नाही, 
याकरितां तू अस्धऱ्यांबरोबरहि.. शिंदळकी . केली; हो; 
त्यांजबरोबर तूं शिंदळकी केली तरीहि तुझी- तृप्ति होईना 
२९ व्यापाऱ्यांचा म्हणजे खास्ययांचा देदा-.तेथपर्यंत तूं 


१ मुळांत: कनान 


२५ ह्याकरिता अगे वेश्ये, परमेश्वराचे वचन ऐक 


| ३६ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तूं. आपला पैका उघळिला, 
' आपल्या जारांबरोबर शिंदळकी करून आपली लाज 


दाखविली, तू आपल्या! -मूर्तीशीं ' अमंगळ कृत्ये केलीं 
आणिं“आपल्या मुलाचे रकत त्यांस अरपिलें;. ३७ म्हणून 
पाहा, ज्यांस तूं खुश केले; प्रेमपात्र व द्वेषंपांत्र असे जे 
तुझे सवे जार, त्यांस मौ चोहोकंडूंन . तुजविरुद्ध जमा 


करीन, त्यांजपुढें तुझी “लोज' उघडी करीन म्हणजे ते 
:तुझी सारी लाज पाहेतीळे: :२८ जारिणी.-व ' रक्तपाती 


ख्रिया यांचा न्याय करावाः तैसा मी तुझा न्याय . करीन 


-आणि क्रोधाने चं. शेष्येने मरी: तुझा रक्तपात करीन 
.३९ मी तुला ' त्याच्या हाती देईन, म्हणजे ते' तुझी 
:क॑मानंदार घरें:: उदध्वस्त करितील, तुझी उचः स्थाने 
पाहून टांकितील; तुझी. वर्ते हिरावून घेऊन व. तुझें 


उंची .जवाहीर॑: काढून घेऊन तुला. उघडीनागडी कलन 
सोडितीळ. ४० : ते. .तुजविरुदध मंडळी जमवून आणून 
तुरा: दगडमार “करितील:. व आपल्या तरवारींनीं तुला 


'भोसकतील. :४१. ते. तुझी घरें -अमीर्ने जाळितील 
आणि बहुत ल्रियांदेखत तुला शासन: करितील; ह्या 


-. १ अथवा $ आपली: मठिनता उघळली. 


८६९ 


अर शेड ६ 


यहेज्केल 





प्रकारें तुझी शिंदळकी मी बेद. करीन, आणि यापुढें तूं 
कोणास वेतन देणार - नाहींस. ४२ तेव्हां तुजवरचो 
माझा संताप: मी शांत. करीन, तुजविष्यींची माझी 
देष्या नाहॉशी होईल; मी-शांत होईन, पुनः कोप करणार 
नाहीं. ४३ तूं आपल्या तरुणपणाच्या दिवसांचे स्मरण 
ठेविलें नाहीं, तर हें सर्वे करून मला चिडविठे, म्हणून 
पाहा, प्रभु प्रमें्वंर म्हणतो, तुझ्या अनोचारांचें प्रतिफळ 
मी तुझ्या माथी लादीन, म्हणजे आपल्या इतर सर्व 
अमेंगळ कर्मात आणखी शिंदळकीची भर तू घालणार 
नाहींस, | 

४४. पाहा, .म्हणी योजणारे सवे, यथा माता तथा 
कन्या, ही. म्हण. तुजविषयो म्हणतील. . ४५ आपल्या 


नवऱ्याचा व. मुलांचा . घिक्षर करणारी. तुझी . माता | 


तिची तूं कन्या; आपल्या. .नबऱ्याचा व मुलांचा घिकार 
करणाऱ्या, तुझ्या बहिणी त्यांची वू. बहीण; तुझी आई 
पडली: .हित्तोण व. बाप पडला. अमोरी. . ४६ तुझ्या 
: डावीकडे आपल्या. कन्यांसह.. राहणारी शोमरोन ती 
ठुशी, थोरेठी बहीण आणि तुझ्या उजवीकडे आपल्या 
कन्यांसह राहणारी. सदोम :ही तुझी धाकटी... बहीण. 
४७ तूं. त्यांच्या ब्‌-:त्यांच्या अमंगळ कृत्यांप्रमाणे 
थोडीथोडकी. चाललीस असें नाही,. तर वै. आपला सर्व 
आचार त्यांच्यापेक्षांहि.- भ्र. केला. .;४८  भूमु परमेश्वर 
म्हणतो, माझ्या जीविताची शपथ;. तु. व तुझ्या  कन्यांनीं 
.. जसें वर्तन केलें तसें तुशी बहीण सदोम हिर्ने व. तिच्या 


कन्यांनी केलें. नाही... .४५ पाहा, तुझी बहीण सदोम. 


हिचे. पाप येणेंप्रमाणें. होते: गवे, अन्नाची. बिपुलता व 
ऐषआराम हीं तिला ब.तिच्या कन्यांला: होबीं; दाखी-तर 
गरजवंत यांस तिने. हात दित्ग: नाहीं. '५० त्यांनीं. उन्मत्त 
'डोऊन माझ्यासमोर अमंगळ कृत्यें केडीं; ती'.पाहून मीं 
त्यांचा निःपांत केला. ५१: शोमरोनेनें “त्तर तुझ्यांहून 
शरधेसुद्धां पाप केलें. नाहीं. तूं आपली .असंगळं कृर्त्ये 
* त्याच्याहून अधिक केलीं; तूं केळेल्या अमंगळ. कृत्यांच्या 
:. मानानें तुझ्या. बहिणी निर्दीष. ठरल्यॉ, ७२ तूःआपल्या 
बहिगीस आपरल्योहूंन- निर्दोष ठरविले याची तुला. ल्या 


असो; . तूं त्यांच्याहून घोर . पाप केल्यामुळें तुह्या 


' मानानें त्या निर्दोष. मानिल्या पाहिजेत; तुझ्या बहिणी 


अधिक नीतिमान आहेत. हें तूं दाखविळें, म्हणून तूं 
फजीत ब लज्वित हो. ५३ मीं: सदोम व. तिच्या 
कन्या योंचा, आणि शोमरोन व. तिच्या कन्या यांचा, व 
त्यांच्यामध्ये तुझ्या धरून नेलेल्या लोकांचाहि 
बेदिवास फिरवीन; ५४ म्हणजे तुला लेचा कालिमा 
लागेल, ज्या तुझ्या : संवे . कृत्यांनी त्यांच्या. मनाळा 
समाधान प्राप्त झाळें त्यांविषयी तू लब्बित होशील. 
५५ तुझ्या 'बहिणी, सदोम व॒ तिच्या कन्या आपली 


*पूवेस्थिति पुनः पावतील; शोमरोन व॒तिःच्या कन्या 
*आपली पूर्वेस्थिति पुनः पावतील; त॑ व तुझ्या कन्या 


आपली पूववेस्थिति. पुनः पावाल. ५६ तू आपल्या 
तोऱ्यांत .असतां, तुझी बह्दीण सदोम. हिचें नांव देखील 
तुझ्या तोंडी नव्हते; ५७ अरामी ख्रिया व तिच्या 
आसपासचे सर्वे आणि तुला तुच्छ मानणाच्या पलिष्टी 
खश्रिंया. यांनीं तुझी अप्रतिष्ठा केली, त्या वेळेस तुझी 
दुषटता प्रगट. झाली, तशी अद्याप प्रगट झाली नव्हती. 
५८ ठू आपल्या दुष्कसांचे व अमंगळ कृत्यांचे फळ 
भोगीत आहेस, असें परमेश्वर . म्हणतो. ५९ प्रभु परमे- 
श्वर म्हणतो, तू स्वतः वाहिलेल्या शपंथेस . तुच्छ मानून 
आपल करार मोडिला; त जसें केलें तसें मी. तुझें करीन, 
६० तरी मीं तुझ्या तारुण्यांत तुजबरोबर केठेला करार 
स्सखरून तुजबरोबर सर्वेकाळचा करार करीन. . ६१ तूं 
आपल्या वडील .बहिणी व आपल्या धाकठ्या बहिणी 
यांचा अंगीकार : करिस्तील तेव्हां तू. आपलें आवरण 
स्मरून लज्बित होशील, आणि त्या.तुझ्याबरोबर केलेल्या 
करारांतल्या नसल्या तरी त्या कन्या म्हणून देईल. 
६२ मी तुजबरोबर आपला करार स्थापीत. करीन तेव्हा 
तुळा समजेल कीं मी--परमेश्वर आहे; ६३ तू जें सर्वे 


केळें त्याची मी क्षमा करीन, . म्हणजे मग तुला त्याचें 
-स्मरणे' होऊन तूं लव्बा पावशील आणि अतग्रतिष्ठेसुळें 


तूं. पुनः आपलें तोंड उघडणार . नाहींस, असें प्रभु 


८७० 


यहेज्केल 


अण०- १७४१-९२ 





“* * $ परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें की 
६९9१ मानवपुत्रा, इद्लाएल घराण्यास कोडें घाल, हा 
दृष्टांत कंथन कर; . ३ त्यास असें सांग, प्रभु 
यरमेश्वर म्हणतो, मोठाल्या पंखांचा, लांब पिसाऱ्यांचा 
व॑ चित्रविचित्र -पिसांनीं युक्त असा. एक मोठा: मरुड॑ 
लबानोन पर्वतावर आलां; त्यानें गंधसरूची शेंख्याकडील 
एकं डहाळी तोहून घेतली, ४ त्याने त्यांतली अगदीं 
वरची डहाळी तोहून व्यापाऱ्यांच्या देशांत नेली ब सौदा- 
गरांच्या एका शहरांत लाविली. ७ त्यानें दे्यांतठें कांहीं 
बीं घेऊन ते पिकाळ जमिनींत पेरिटें, वाळुंज लावितात 
तसें तें विपुल पाण्याजवळ लाविळें.. ६ तें वाहून त्याची 
आंखूड पण फ्सरलेली अशी द्राक्षालता झाली; तिच्या फांद्या 
त्या गश्ढाकडे झुकलेल्या असून तिची मुळें त्याच्या- 
खालीं गेलीं होतीं; ती वाहून मोठी द्राक्षी शाली; तीस 
फांद्या फुटल्या व पाला आला. ७ दुसरा . एक मोठा 
गरड होता, त्याला फार पिसें होतीं ब मोठाले पंख होते; 
पाहा, त्यानें लाविलेल्या वाफ्यांतून आपणास पाणी 
मिळावे म्हणून त्या द्राक्षीनें आपलीं मुळें त्याकडे 
वाकविलीं व आपल्या फांद्या त्याकडे झुकविल्या. 
< त्या रोप्यास फांद्या फुटून तो फळास यावा आणि 
त्याची भव्य द्राक्षी व्हावी म्हणून तो एका सुपीक 
मळ्यांत विपुळ पाण्याजवळ लाविला होता. .९ प्रभु 
परमेश्वर म्हणतो, सांग बरे, ती जीव धरीळ काय: ती 
सुकून जावी म्हणून तिला. सुळासकट उपटून 'तिचीं फळें 
तोहून टाकणार नाहींत काय ६ तिची सवे. नवी पालवी 
वाळून जाईल; तिचीं मुळें उपटून . टाकावयाला सोठेंच 
सामर्थ्य किंवा . पुष्कळ लोक लागणार नाहींत. १० पाहा, 
तिची लागवड झाली तरी ती जीव धरील काय पूर्वे- 
कडीळ यारा तिला लागला म्हणजे ती सुकणार नाहीं 
कार्य १. ती ज्या वाफ्यांत. बाढली. त्यांतच ती मरून 
जाईल. 
११ - पुनः परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं 
१२ या बंडखोर घराण्यास सांग, या - गोष्टी “काय 
आहेत हें तुम्हांस समजत नाहीं काय ? त्यांस सांग कीं 


_ ३ सुळांतः कनान . 


पाहा;:-बाबेलच्या राजानें यरशळेमास येऊन तिचा. राजा 
व॒तिचे सरदार .यांस-धरिलें. व आपणाकडे बाबेल येथें 
आणविलें; :१३-१४ तेव्हां त्यानें राजवंशांतल्या एका 
पुरुषार्थ निवडून त्याजबरोबर -करार केला व. .त्याजकहून 
प्रतिज्ञा करविली; . ते राष्ट“ नीच व्हावे, त्याने आपलें 
डोकें वर करू-नये, जर त्य़ाचा करार त्यानें पाळिळा तर 
तें काग्रम राहावें, म्हणून: त्यानें : देशांतले सवे कर्ते 
पुरुषहि :नेले; १५ :-पण त्यानें. त्यांजविरुदध फितुरी 
करून मिसर देशाने आपणांस घोडे व बहुत लोक द्यावे 
म्हणून त्याजकडे आपले जासूद पाठविले, त्याला यश 
मिळेल. काय £ ज्याने अशी गोष्ट केली. तो निभावेल 
काय ई त्यार्ने. करार मोडला. आहे. तरी तो निभावेल 
काय £ १६ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, माझ्या जीविताची 
शपथ, ज्यानें त्याला राजा केलें, ज्याशीं केलेली 
आणभाक त्यानें. तुच्छ मानिली, ज्याचा करार त्यानें 
मोडिला, त्या राजाच्या निवासस्थानी, बाबेलांत . तो 
मरेल. १७ जेव्हां पुष्कळांचा फडशा उडविण्यासाठीं शत्रु 
मोरचे लावतील. व बुरूज बांधितील तेव्हां. युद्धप्रसंगीं 
फारोला. मोठें सैन्य-व बहुत लोक बरोबर घेऊन त्यांची 
कुमक करितां येणार नाहीं, १८. त्यानें दापथ तुच्छ 
मानून. करार मोडिला;.. पाहा, त्यानें हातावर हात 
मारिठा तरी. त्यानें . हें सवे केलें; तो निभावणार 
नाहींच. १९ ह्यास्वव परमेश्वर .म्हणतो, माझ्या जीविताची 
शपथ; त्यानें माझी प्रतिहा तुच्छ मानिली, त्यानें 
माझा करार मोढडिला. याचें प्रतिफळ मी त्याच्या शिरीं 
लादीन. २० मी.. आपलें जाळें त्याजवर टाकीन; तो 
माझ्या पाशांत सांपडेल; मी त्यास बाबेलास नेईन; 
त्यानें मजबरोबर केलेल्या. विश्वासघातासंबंधानें. तेथें मी 
त्याची झडती घेईन, २१ त्याच्या सवे सैन्यांतले 
पळणारे तेवढे सर्व. तरवारीने पडतील; . जे. उरतील 
यांची दशदिझांस दाणादाण... होईल; . तेव्हां . तुम्हांस 
समजेल कीं मी परमेश्वर हें बोललो आहें. 

२२ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, मी उंच गंधसरूच्या शेड्या- 
वरील. एकः: डहाळी :तोडून ती लावीन, त्याच्या अगदीं 


वरच्या कोवळ्या कांद्यांतली एक. घेऊन ती. एका मोठ्या 


४७१ 


अ० १७५२२--९८५२३ 


उंच पर्वताषर लावीन; २३ मी इस्लाएलाच्या. उंच पवता- 
बर. ती लावीन; तिला फांद्या: फुटतील,:'फळें | 
तिचा उत्तम गंथसरू होईल; : म्हणजे मग त्याच्याखाली 
संब पक्षिकुळें राहतील; त्याच्या शाखांच्या -छार्येत तीं 
वस्ती: करितील. :२४ वनांतील. सवे वृक्षांस-कळेल की. मीं 
परमेश्वराने. उंच व्रक्षास नीच केलें आहे.व .नीचांसं 
उंच केळे. आहे, . हिरड्या झाडास सुकविलें आहे वं 
शुष्क झाडास . फंडदूप केलें आहे; मी पंरमेश्र- हे 
बोललो आहें ब-मीं हें केलेंहि भाहे. 
. _: ___१' परमेश्वराचे वचन मला प्रांत्त झालें कौ 
टॅ २ बापांनीं आंबट वाक्षे खाल्ली आणि मुलांचे 
दांत आंबले, ही म्हण तुम्हीं इत्लाएल देशांत 


अहेज्केळ 


मूतीकडे पाहिलें, अमंगळ. कृत्य केलें, १३ वाढी- 
दिढी केली, व्याज घेतलें, तर असला मनुष्य वांचेल 
काय? तो -वांचावयाचा. नाहीं; त्यानें. ही सवे अमंगळ 
कृत्यें केली. आहेत; तो. खात्रीनें मरेल; त्यानें केळेला 
रक्तपात. .त्याजवरच. उलटेल. १४ घुनः पाहा, त्याला 


* असा मुल्या झाला कीं बाप जीं पातके करतोतीं तो 


पाहतो, तरी. तीं. पाहून तो स्वतः तशीं करीत नाहीं, 
१५ तो डोंगरांवर भोजन करीत नाहीं, इस्राएल घराण्याच्या 


- मूर्तीकडे पाहत नाही, आपल्या शेजार्‍याची री 


भ्र्ट करीत नाहीं, १६ कोणावर जुरूम करीत नाहीं,. 
क्जेदाराचें गह्मण अढकवून ठेवीत नाहीं, . कोणाला 
छटीत नाहीं, भुकेल्यास अन्न देतो क उघच्यास 
वस्र लेववितो, १७ दीनाची हानि करण्यापासून आपला 
हात. भावरितो. ..वाढीदिडी करीत नाहीं, व्याज घेत 
नाहीं, माझे निर्णय पाळितो, माझ्या नियमांत्रमाणें 
चालतो, तो आपल्या बापाच्या अधमोमुळें मरावयाचा. 
नाहीं, तो खात्रीनें वांचेल. १८ त्याच्या बापाविषयीं 
म्हणाल तर. त्यानें जुळूम केला, आपल्या भावाला लटिलें 
व आपल्या लोकांत अनाचार केला, म्हणून पाह्या,. तो 
आपल्या अधमोमुळें मरेल. 

"वर्‌ तरी तुम्ही म्हणतां, बापाच्या दुष्कर्माचा भार 
पुत्राने कां वाहूं नये £ हें पाहा, मुलगा न्यायार्ने व धमाने: 
वागला, त्यार्ने माझे सवे नियम पाळून त्याप्रनाणें वर्तन 
केलें तर तो खात्रीने वांचेळ. २० जो जीवात्मा पाप 
करील तोच मरेल; मुलगा बापाच्या पातकाचा भार वाह- 
णार नाहीं, आणि बाप मुलग्याच्या पातकाचा भार वाहणार 
नाहीं; धार्मिकाला त्याच्या धार्मिकतेचे . फळ मिळेल; दुष्टाला 
त्याच्या दुष्टतेचें फळ मिळेल. २१ तथापि दुष्टर्ने आपण 
केलेल्या सवे पापांपासून पराव्रत्त होऊन माझे सवे नियम 


, | पाळिळे आणि तो नीतीने व धर्माने वामला तर तो खात्रीनें 
पुत्राने | वांचेल, भरावयाचा नाहीं. २२ त्यानें केलेले कोणतेहि 


अपराध त्याच्या हिशोबीं धरिळे जाणार नाहींत, त्यानें 
केलेल्या घार्मिकतेमुळें तो वांचेळ. २३ प्रभू परमेश्वर 
म्हणतो, दुषटाच्या मरणाने मला संतोष होतो काय १ त्यानें 

मार्गे सोडून देऊन वांचावें. यानें मल्या संतोष 


८७३ 


यहेज्केल 


अ० १८:२३--२०:३ 





ताल लालाला ला सा ल क या का ता स 


सोहन दुष्कर्म करूठागला व आअधार्मिकाच्या सवे 
- अमंगळ आवारांप्रमाणें वागू लागला, तर तो वांचावा 
'.काय ? त्यानें. केळेली सवे धार्मिकता जमेस धरण्यांत 
येथार नाहीं; त्यानें केलेला भ्रष्टाचार व. त्यानें केलेलें 
पाप यामुळें तो मरणार. २५ तरी तुम्ही म्हणतां, प्रभूचा 
मागे न्याय्य नाहीं. हे इद्ाएल 'घराण्या, ऐक; माझा 
मार्ग न्याथ्य. नाहीं काय १ तुमचेच मार्ग न्याय्य नाहींत, 
असें नव्हे काय १ २६. कोणी धार्मिक आपली धार्मिकता 
सोडून दुष्कर्म करितो ब त्यामुळें मरतो तर तो आपण 
केलेल्या दुष्कर्मानेंच मस्तो. २७ दुजन आपण केलेल्या 
दुष्टाहेपासुन परावृत्त होऊन नीतीने व धार्मिकतेनें 
वागेळ “तर तो आपला. जीव वांचवील. २८ तो आपण 
केळेलीं सवे पातर्के लक्षांत आणून वळेल तर तो खात्रीने 
वांचेळ, मरावयाया नाहीं. २९ तथापि इस्राएल षराणें 
म्हणते, प्रभूया मार्ग न्याय्य नाहीं. हे इस्लाएक घराण्या, 
मशे. मार्ग न्याय्य नाहींत काय १ तुमचेच 
न्याय्य नाहींत, असें नव्हे काय £ २० प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, हे इद्लाएळ घराण्या, यास्तव मी तुम्हां प्रत्येकाचा 
ज्याच्या त्याच्या मार्गांप्रमाणें न्याय करीन. तुम्ही परता, 
आपल्या सवे पातकांपासून माये. फिरा, म्हणजे 
तुमचा  अथर्म तुम्हांस अडथळा होणार नाहीं. 
३१ तुम्धी आचरिळेळे सवे दुराचार टाकून द्या; 
आपल्या ठायीं नर्वे हृदय ब॒नवा आत्मा स्थापीत करा; 
हे इखाएळ राण्या, तुम्ही कां मरतां ६ ३२ कारण 
प्रभु परमेश्वर म्हणतों, मरणाऱ्याच्या खृत्यूनें मला 
संतोष होत नाहीं; तर मागे फिरा व जीवंत राहा. 
५ आतां तूं इलाएलाच्या सरदारांसाठीं 
९ विळाप कर. २ तूं असें म्हण, तुझी आहे कोण £ 
ती सिंहीण होती, ती सिंहांमध्यें वसत होती; 
तिनें तरुष सिहांमध्ये आपल्या पेव्यांचें संगोपन केलें. 
३ तिनें आपल्या पेठ्यांपैकी एकाला वाढविले; तो 
वाहून तरुण सिंह झाला व शिकार करावयास विकला. 
तो मनुष्य भक्ष. लागला. ४ राष्ट्रांनीं त्याच्याविषयी 
ऐकटें; त्यांनी केळेल्या खळम्यांत तो अडकून पडला; 


५ आपली आज्या भम होऊन नष्ट झाली हें तिनें 
पाहिळें तेव्हां तिनें आपला दुसरा एक पेटा घेऊन 
त्याला वाढविळें आणि तारुण्यावस्थयेस आणिठें. ६ तो 
सिंहांमध्यें हिंहूंफिरू लागला, तरुण सिंह झाला व 
कशषिकार करण्यास दिकला; तो मनुष्यांना भक्षुं लागला, 
७ त्यानें त्यांचे वाडे उद्घ्वस्त केळे व त्यांचीं नगरे 
उजाड केलीं; त्याच्या गर्जनेच्या शब्दाने देदा ब. त्यांतील. 
सर्वे कांही वैराण बनलें. ८ सभोवतालच्या निरनिराळ्या 
प्रांतांतील राष्ट त्यावर उठली; त्यांनी त्यावर आपटे 
जाळें टाकिले; त्यांनीं केलेल्या खळग्यांत तो अडकून 
पडला. ९ त्यांनीं त्याला वेसण घादून पिंजर्‍्यांत कोंडिलें व 
बाबेळाच्या राजाकडे नेलें; इस्लाएलाच्या डोंगरावर त्याचा 
शब्द पुनः ऐकू येऊं नये म्णून त्याला दुर्गात टाकिलें. 
१० तुझी आई तुझ्या आबादानींत. जलाजधळ 
लाविळेल्या द्राक्षीसारखी होती; जलाच्या विपुलतेनें ती 
सफळ होऊन तिळा पुष्कळ पांगोरे फुटले. ११ अधि: 
पतींचीं राजवेश्रें. होण्याजोगे तिला मजबूत धुमारे आले; 
ती उंच वाहून तिने मेघांस भेदिळें व तिच्या बहुत 
झाखांसहित ती उंचीर्ने मोठी दिसत होती. १२ तेव्हां 
तिजवर संताप होऊन तिला उपटून जमिनीवर . पाढ्यांत 
आलें; पूर्वेकडील: वाऱ्यामुळें तिथी फळें करपलीं; तिचे 
मजबूत धुमारे मोहून: वाळून- गेळे; अभीनें ते खाक्र केले; 
१३ आतां .तिला रानांत रुक्ष व निजेल प्रदेशांत लाविलें 
आहे. . १४ तिच्या शाखांतील धुमार्‍यांतूत अभ्षि 
निघून त्यानें. तिची. फळें खाऊन टाकिलीं आहेत; 
आतां अधिकार .. चालविण्याचा राजदंड होण्या जोगा 
तिच्यावर मजवूत  घुमारा एकहि राहिला नाहीं. हें 
विछापगीत आहे व विलापासाठीं राहील. 9 
१ सत्तव्या वर्षी पांचव्या महिन्यांत दशमीस 
२९० असे शाळे. कॉ. इत्राएाचे कांही वडील 
प्रश्न विचारण्यासाठी येऊन माझ्यासमोर बसले. 
२ तेव्हां परमेश्वराचे. वचन मला प्राप्त झालें कीं. 


अ० २९०:३-२४ . 


विचारावयासं आलां काय १ प्रभु परमेश्वर. म्हणतो, 
माझ्या: जीविताची' शपथ, मी तुम्हांस. मळा प्रश्न विचारू 
देणार नाहीं. ४ ते. त्यांचा न्याय करूं..मयरे काय 


मानवपुत्रा, दं. त्यांचा न्याय. करूं नये. काय-१ ह्यांस 
त्यांच्या. वडिलॉची अमंगळ कृत्यें विंदित:'कर. ५ त्यांस . 


सांग प्रभु परमेश्वर म्हणतो, ज्या दिवशीं मीं इत्वाएलास 
- निवडून: घेतलें, याकोब. वंश्ाकडे मीं: हात उचळून 
: झपेथ् वादिली, मिसर देशांत. त्यांस मीः प्रंयट झालों, 
: हात उच्ळून त्यांस सपफ्थपूचेक म्हणालो ..कीं मी परमेश्वर 
तुमत्रा देव आहें; ६ त्या : दिवशी “मी. हात उचलन; 
- त्यांच्याबरोबर शपथ केली कीं, भी तुम्हांस मिसर देशांतून 
काढून  दुघामधांचे प्रवाह : वाहत. आहेत : अशा . तुम्डां 
साठीं पाहिलेल्या :देद्यांत आणीन; तो देश: सवे देशींचा 


मुकुरंमंणि. होय; ७. तेव्हां मीं त्यांस म्हटलें, तुम्हीं सर्वानी 


- आपल्या दृष्टीला प्रिय अशा अमंगळ वस्तु: फेकून द्याव्या 
वरः मिसर देश्याच्या 'मू्तीनी-आापणांस- विशाळ होऊं : देऊं 
नये; मी: परमेश्वर तुम्रचा देव :आईहे <-तरी: फम. ते 


" माझ्याबरोबर फितुरी झाळे व माशे':'ऐकेनात;: त्यांच्या 


दृष्टीला प्रिय अश्या अमंगळ . वस्तु त्यांतल्या कोणीं 
फेकून दिल्या:.-नाहींत;. मिसर देदांच्य़ा मूर्तिहिं सोहून 
दिल्या . नाहींत; तेव्हा 'निसर : देशांत:त्यांजवर माझ्या 
क्रोघाची वृष्टि करावी, :श्योंजवंर. माझा कोप * पूर्ण करावा. 
असें मी. म्हटलें, :५. संथापि 'माझ्माः नामासाठी, ज्या 
"स्श्रमध्यें- ते. राहते. होते त्यंच्या 'वेखत: माझ्या नामाचा 
शपलान न “हाका, म्हणून मी हे कार्य केटें; मी त्यांस 
मिसर: देशांतून'-काढून त्य राष्ट्रंच्या. देंखत त्यांस: प्रगट 
झालों... १०. मीं त्यांस मिसर देशांतून 'कोढून रानांत 
आणिलें... ११-- मी त्यांस. आपले: नियम :: छावूनः दिलें; 
माझे . निर्णय त्योस': दाखवून दिले; : हे: ज्ञो: कोणी 
प्राळील: (तो... त्यायोनें »बंचेळ; १२८ आणखी त्यांच्या- 
मध्ये... व. साझ्यामेध्ये-.चिन्ह होण्यास; भरी त्यांस आपले 
अब्नायहि... दिलेः: ते.. अशासाठी :-कीं मी.- परमेश्वराने 


त्यांस . पनित्र ::केलें अथे त्यांस< संत्रे: २ तरी पण 


रानांत इखाएल; घराणे. मजवर फितुरी झालें; ज्यांच्या 
- पालनानें.- मनुष्य वांचतो;-त्या. माझ्या नियमांप्रमाणे “ते 


चालळळे नाहींत, माझे निर्णय त्यांनीं टाकून दिळे व 
माझे शब्बाथ फार भ्रष्ट केले; तेव्हां सनांत. त्यांजवर 
आपल्या .कोधाची वृष्टि करून त्यांचा नाश . करावा 
असें मीं म्हटलें. १४ तथापि ज्या.राष्ट्रांसमक्ष मीं त्यांस 


"बाहेर आणिलें त्यांच्यादेखत माझ्या नामाचा अपमान 


न. व्हावा. म्हणून माझ्या नामासाठी मी अशी कृति 
केली. .१५ आणखी मीं हात उंचळून रानांत अक्षी 
झपथ घेतली कीं. दुघामधाचे प्रवाद्द ज्यांत. वाहत. आहेत 
व॒जो सवे'देश्यांचा मुकुटमणि आहे. क्षसा देश: मीं 
त्यांस दिला होता, त्यांत. मी: त्यांस .आंणणार नाहीं; 
१६ कारण त्यांचें अंतःकरण त्यांच्या . मूताशीं जढल्या- 


“मुळें त्यांनीं माझे निणेय टाकून दिले, - ते. माझ्या नियसां 
प्रमार्मे चाळले नाहींत, व त्यांनीं माझें. शच्याथ भ्रष्ट 


केले. १७ तरी मीं त्यांजवर कृपादृष्टि करून त्यांची ग्य 


केळी, रानांत त्यांचा नाश केला नाहीं, त्यांचा 'पुरा 


झेवट केला. नाही, १८ तसेंच रानांत. श्री त्यांच्या 
बँज्ञजांस - म्हणालो, तुम्ही आपल्या वडिलांच्या नियमां- 
प्रमाणे चाळ नका, त्यांच्या निर्णयांला अनुसू नका, व 
त्यांच्या मूतींनीं आपणांस विटाळूं' नका; १९ मी. परमेश्वर 
लुम्या देव आहें; माझ्या नियमांस अनुसरून. चाला, 
माझे. निर्णय पाळून त्यांम्रमाणें चेतो; २० माझे शब्बाथ 
पवित्र माना; म्हणजे ते. तुम्दांमध्यें व. मजमध्यें चिन्द्‌ 
होतील व तुम्हांस समजेल की"मी ; परमेश्वर तुमचा देव 
आहें. २१ तेरी पण ते वंदाजहि'मैजबरोबर फितुरी झाटे; 
जे. पॉळिल्यानें मनुष्य वांचतो 'त्या. मॉश्यो नियमांप्रमाणे 
ते *चालळे नाहींत; ते. माझे निर्णय त्यांनीं टाकून दिले; 
माझे शब्बाथ त्यांनीं भ्रष्ट केळे; तेव्हां रानांत त्यांजगर 
आपल्या क्रोधाची व्रृष्टि. करून त्यांजवर माझा कोप पूणे 
करवा असें मीं. म्हटलें. २२. तथापि ज्या राष्ट्रांसमक्ष 
मीं: त्यांस बाहेर ” आणिलें. त्यांच्यादेखत. माझ्या 
नामाचा अपमान न व्हावा म्हणून मीं आपला हात 
आवरि; :-माझ्या . नामासाठीं. :अक्ती ..कृति. मीं केली. 
२३. आणखी. त्यांची राष्ट्रांमध्ये पांगापांग केरीन व त्यांस 


देशोधडीस लावीन: अक्ती प्रतिज्ञाहि -मीं रानांत हात 


उचळछून :- केली; २४ कारण त्यांनी माझे . निर्णय 


ट्ज्ड 


यहेज्केळ 


अ० २०;२डन्न्डश 





पॉळिळे नाहींत; माझे नियम : टाकून दिले, माझे 
शब्बाथ भ्रष्ट केले, व. त्यांचे डोळे त्यांच्या वडिलांच्या 
मूर्तीकडे लागले.. २५ तेव्हां. जे चांगळे नाहींत असे 
नियम मी. त्यांस दिले, ज्यांनीं ते जगावयाचे नाहींत 
असे निर्णय: त्यांस दिले. २६ मीं त्यांची नासधूस 
'केल्यानें त्यांस असें समजावें कीं मी परमेश्वर आहें; मीं 
त्यांस त्यांच्या. यज्ञापेणांसंबंधानें असें भ्रष्ट केलें कीं त्यांनीं 
गभीरायांतून प्रथम निघालेल्यांचा अभींत होम केल. 

२७ यास्तव हे मानवपुत्रा, इत्लाएक घराण्याबरोबर 
बोल,- आणि हें सांग: प्रभु परमेश्वर असें म्हणतो, 
“आणखी तुमच्या पूर्वजांनी मजबरोबर -विश्वासधांत करून 
माझा अपमान-केला, तो असा: २८ मीं आपला हाते 
*उचळून. शपथ करून दिलेल्या देशांत त्यांस आणिलें 
तेव्हां त्यांनीं प्रत्येक उंच टेकडी व प्रत्येक दाट छायेचा 
वृक्ष पाहून तेथें आपले यज्चबळि अर्पिछे; तेथें संताप- 
विष्याजोगीं अपेणें त्यांनीं केलीं; तेथे त्यांनीं सुवासिक 
धूप. जाळिला ब तेर्थेच त्यांनीं... ;आपलीं :: पेयापेणेंहि 
वाहिलीं.. २९ तेव्हां मी. त्यांस . म्हणालो, तुम्ही ज्या 
उंचवठ्यावर जातां तो. कसला आहे £ आजवर त्याला 
-बामा (उंचवटा ). असें. म्हणत आले आहेत. 
३०-.ह्याकरितां इख्लांल घराण्यास सांग, प्रभु परमेश्वर 
-म्हणतो, काय १ तुम्ही. आपल्या वडिलांच्या मार्गास 
-डायून आपणांस बिटाळवितां, व अनाचार करून त्यांच्या 
अमंगळ वस्तूंच्या मार्गे रायता, ३१:: आणि आपलीं अपेणें 
-बाहून व आपल्या पुत्रांचा अभींत होम करून.-आपल्या 
*हर्व मूर्तीच्या योगें. आजवर आपणांस - विटाळवीत आहां; 
असें असतां मी तुम्हांस. मत्त: प्रश्न. विचारू देईन काय. 
अ्रक्ष परमेश्वर म्हणतो, माझ्या. जीविताची शपथ, मी 
तुम्हांस मला प्रश्न. विचारू देणार नाहींच. २२ : तुम्ही 
म्हणतां, राष्ट्रांप्रमाणे, देशोदेशच्या. लोकांप्रमाणे आम्ही 
काष्ठपाषाणाची पूजा करूं; हे जे तुमच्या मनांत तरंग 
उठतात ते सिद्धीस जावयाचे नाहींत. ३३ प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, माझ्या जीविताची शपथ, मी प्रबल बाहूनें, 
'उगारिठेल्या हातानें व क्रोपत्रष्टि करून तुम्हांवर राज्य 
करीन; ३४ मी प्रवल बाहूने, उगारिलेल्या हातानें ब 


कोपवृष्टि करून तुम्हांस .राषट्रांतीत आणीन, ज्या देशांत 
ठुमची पांगापांग झाली आहे त्यांतून तुम्हांस एकवट 
करीन; ३५ आणि मी तुम्हांस राष्ट्रांच्या रानांत आणून तेथे 
तुम्हांबरोबर समक्ष वाद करीन. ३६ मीं मिसर देशाच्या 
रानांत तुमच्या वडिलांबरोबर वाद केला तसा. तुम्हां- 
बरोबर. वाद करीन, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 

३७ तुम्हांस काठीखाळून चालवून कराराने बद्ध करीन; 
३८ बंडखोर व मजबरोबर फितुरी करणारे यांस मी 
तुम्दांपासून वेगळे करीन; ते अल्पकाल वस्ती करून आह्वेत 
त्या देशांतून . त्यांस , बाहेर नेईन; पण इल्लाएह देशांत 
त्यांचें येणें होणार नाहीं, .म्हणजे. तुम्हांस समजेल कीं मी 
परमेश्वर आहें. . ३९ यात्त्तव प्रभु परमेश्वर असें म्हणतो. 

हे इस्वाएठ घराण्या, जा, आपल्या इव्या त्या मूर्तीची 
पूजा :करा; पण पुढें तुम्ही खरोखर माझे. ऐकाल, आणि 
आपल्या अपेणांनीं व मूर्तीनीं. माझ्या पबित्र नामास बक्भ 
लावणार. नाहीं. ४० तर. माझ्या पवित्र . पवेतावर, 
इस्माएलाच्या. उंच पर्वतावर, इस्राएलाचें सबे घराणें, 
त्यांतळे सगळे जण, आपल्या देशांत मांझी सेवा करितील, 

असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो; तेथें .मी त्यांचा अंगीकार 
करीन; तेथे तुम्हांजवळ अर्पणे, तुमची श्रेष्ठ आपणि 

समर्पिलेल्या सवे वस्तु, मी मागेन. ४१ मी तुम्हांस 
राष्ट्रांतून बाहेर आणीन. व ज्या. देशांत तुमची पांगापांग 
झाली आहे. त्यांतून तुम्हांस जमा करीन, तेव्हां मी 
सुगंधाप्रमाणें तुमचा. स्वीकार करीन, आणि तुमच्या 
ठायी माझी पवित्रता विदेशी .राष्ट्रांस प्रगट होईल. 

४२ जो इस्राएल देश मीं हात. उचळून शपथ करून 
तुमच्या वंडिलांस दिला त्यांत मी तुम्हांस. आणीन्‌. तेव्हां 
तुम्हांस समजेल कीं ..मी परमेश्वर - आहे. ४२ ज्या 
तुमच्या .मागांनी.-ब्र॒ ज्या तुमच्या संवे कर्मांनीं.. तुम्दी 
आपणांस विटाळंबिळें, त्यांचें..स्मरण तुम्हांस होईल व. 
तुम्हीं जीं सवे दुष्कर्म: केलीं त्यामुळें तुम्ही स्वतांचा 


बीट मानोल. ४४ हे इस्लाएल. घराण्या, प्रभु परमेश्वर 


म्हणतो, तुमच्या कुमार्गाप्रमाणे, तुमच्या भ्रष्ट कृत्यांप्रमाणें 
नव्हे, तर माझ्या नामासाठीं मी.. तुमच्यांत करणी 
करीन, तेव्हां तुम्हांस समजेळ कीं मी परमेश्वर आहें. 


८०७७५ 


गर'२५४४५-२१५:२१ 





४५ परमेश्वराचे वयन पुण; मला आत्त झाठें कीं ।. 


४६. मानवपुत्रा, दक्षिणेकडे आपटे तोंड करं, दक्षिणे- 
कडे आपल्या वाणीचा ओघं वाहूं दे आणि दक्षिणेच्या 
मैदानांतील॑ वॅनाविषयीं संदेशं दे. ४७ :दक्षिणेतीळ 
वनांसं सांग, परमेश्वराचे वचन ऐक; प्रेस परमेश्वर 
म्हणतो, पाहा, मी तुझ्यांत अभि पेटवीन, तो' तुझ्यांतटें 
प्रत्येक हिरवें झाड व प्रत्येकं शुष्क झाड भस्म करील; 
धगघयणारी ज्वाळा विझञाक्याची नाही आणि तिच्या योगें 


दाक्षिणौततंर सर्वे झुखे॑ पोळतील. ४८ भी | 
तो अभि पेटविला आहें असे सरव मानव समजतीर्ल; तो . 
विझावयाचा नाहीं. ४९:मी मदणार्लो; अहा ! प्रभु परमें- . 


श्वरा ! लोक मंजविषयीं म्हणतात, हा. दृर्ोंत सांगणारा 
नव्हे काय £ 


पूवित्रस्थानाकडे आपल्या वाणीचा. ओघ वाहूं 


दे ब इल्ाएक देशाविरुद्ध संदेश दे; ३. इला देशेस 
सांग, परमेश्वर असें म्हणतो की पाहा, मी तुजविर्द |' हर 
आहें, मी. आपली तरवार. म्यानांतूंन उपसून. ठुक््यांतळे | 


धार्मिक व दुष्कमी यांस छेदून टाकीन... ४ मी तुझ्या. 

धार्मिक 'व दुध्कमीं यांस छेंदूनं टाकणार; यास्तव 
माझी तरवार म्यानांतूनं निघून दक्षिणोत्तर सर्वे भानवर 
जातीवर चालेल; ५ तेव्हा सर्वे मानवजातीला 
संमंजूल की मी. परमेश्वराने आपली तरवार 'म्यांनांतून 
उपसली ओढे; ती. पुनः त्यांत. परतः ओवयोची नाहीं 
६ यास्तव हे मानवपुत्रा; कंबरे मोडे असा उसासा टाक, 





होईल; 'पाह्य; ती. प्रत्ययास -येत आहे; : तोप्रमाणे खास 

चेडणार, असें प्रयु परमेश्वर म्हणतो. 1: >: - 7 
८ परमेश्वराचे वचनं मला प्राप्त झाळेःकी ९ मानवः 

पुत्रा, 'संदेदा देऊन सांग; परमेश्वर असे म्हणतो, 


८५७६ 


-__ १,परमेंधराचें वचन ' मार प्रांत झाळें की | 
२९५ २ मानवपुत्रा, यरुदाळेमाकडे आर्पले तोंडं कर, । 


| केलेल्या 





्ै 
६10. 


मोर्त. 
त दर्ज व्र 


1? 
, 
डी 
क 
शौ 
व्र 


0 
श्व 
4 


उपंसॅली आहे. १६ अये तरवारी, 
फिरेळ तजी. तूं. सावरून उजवीकडे वळ,  डावीकरे 
फीर '$७ मीहि टाळी वाजवून ' आपल्या . कोघाची 
पूर्तता. करीन? मी परमेश्वर ःहें म्हणतों ० 
१८ परमेश्वसचें कवन. पुन: मला. प्राप्त झाले वीं 
१९ :* मानवपुत्रा, . बाबेलाच्या: राजाची: तरवार'- :: येण्य़ा- 
करितां दोन रस्ते: आखून : काढ; ते दोन्ही सस्ते. 
एकाच देशांतून निघावे; नगरांत : जाणाऱ्या रस्त्याच्या . 
चेवाग्यावर मार्गदर्शक हाताची. एक .. महरा खोदून 
क्राढ. २२ : अम्मोनपुत्रांचें राज्या :.. तरगार 
येष्यांचा एक रस्ता आणि यहृदांत जाऊन तटबंदी 
यरुदाळेमावर तरवार येण्याचा एक “सप्ता 
आंखून काढे; २१ कारणे बाबेलचा राजा चवाठ्यावर, 


* "१ झुळांत : मांडी पीट. 


व 


अ० २१:२१-२२:१२ 





दौन रस्ते . फुटतात . तेथें शकुन पाहण्यासाठी थांबला 
आहे; तो. मात्यांतळे बाण हालवून प्रश्न पाहत आहे 
सेरांफीमांस: कोल लावीत आहे, यज्ञपद्ूच्या काळजा 
वरून शकुन पाहते आहें. २२. त्यांय्या उजवीस यरुदा 
लेमॉविषयीं शकुम निघाला; . तो. असा. कीं आघातयंत्रें 
लावावी; मारा ! हाणा! असे 'शॅब्द' तोंडांतूने काढावे; 


सिंहनाद करावा, वेशींला आघातयंत्रें लावावी; मोरचे : 


रचावे व बुरूज बांधावे. २३ इस्राएलाच्या दृष्टीने हा 
डकुन खोटा आहे, कारण त्यांच्याजवळ देवाचे 
अतिज्ञापूवेक करार आहेत; तरी. तो त्यांस त्यांच्या 
अंधर्मोरचें स्मरण देऊन परक्याच्या स्वांधीन करितो. 

२४ ह्यासाठी प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तुमचे अपराध 
उघडकीस येऊन तुमच्या सवे कृत्यांत तुमची पातके 
'दिसून येतात; येणेंकरून. तुम्हीचं. आपल्या स्वतःला 
अधमो्ये स्मरण देतां; तुमचें स्मरण शाल आहे 
म्हणून तुम्ही परक्यांच्या. हातीं सांपडला आहां. २५. हे 
जखमी झालिल्यां .पातक्या, इस्माएलाच्या -सरदारा, तुझी 
चटिका, तुझा पापजन्य अंतसमय'* येऊन ठेपला 
आहे. २६ प्रभु परमेश्वर असें म्हणंती, दिरोभूषण 
उतरीव, मुकुट काढून टाक; काँहींचं कायम. राहावयाचें । 
नाहीं; ञें नीच तें उंच होईल आणि जें उंच तें 
मनीच होडेल. २७ मो त्याचा विध्वंस करीन, 
करीनच करीन; ही स्थिति अक्षीच राहावयाची नाही; 
ज्याचा हृक्क आहे तो आल्यावर त्यास मी सत्ता देईन. 

२८ हे मानवपुत्रा, संदेश देऊन सांग, अम्मोनपुत्रां- 
विषयीं व त्यांनीं केलेल्या निंदेविषयी प्रभु परमेश्वर जें 
म्हणतो तें सांग; तरवार, वधासाठीं तरवार उपसली 
आहे, फन्ना उडविण्यासाठी, चमकण्यासाठी ती पाज- 
र्‍विली आहे. २९ ते. तुजपुढें कपटाचा संदेश देत 
असतां, तुला खोटा शकुन सांगत असतां, ज्या : जखमी 
झालेल्या पातक्यांचा पापअन्य अंतसमय येऊन ठेपला 
आहे... त्यांच्या कापलेल्या मानांवर ती तरवार तुला 
लछोळवील. ३० ती पुनः म्यानांत घाल. जेथें तू 
निमाण शाळास त्या तुझ्या जन्मभूमीवर मी तुंझां 

१ रृहदेवतांस 





न्याय..करीन. ३१ मी आधल्या कोपाचा वर्षाव तुजवर 
करीन, माझ्या कोपाझीचा मी तुजवर. फुंकर घालीन 
आणि राक्षसी ब नात करण्यांत कुशल अझ्या मनुष्यांच्या 


: हातीं मी. तुला देईन. २.२. अभीला मक्ष्य होतील; 
: तुझें . रक्त.. देशांत. -पडून साहील; -तुझी पुढें. आठवण 


राहणार नाहीं; कारण मी खरंमेश्वर हें बोललो आहें. 
१ परमभेश्वराचें वचन मला प्राप्त झालें की; 
.* २१ २ मानवपुत्रा, ते न्याय करिशील ना ! त्या खुनी 
नगरीचा न्याय करिशील सा? त्या वेळीं तिला 
तिची सवे अमंगळ कृत्यें दाखीव. ३ तिला. सांग, प्रभु 


। परमेश्वर म्हणतो, अगे नगरी, तुझा काळ येऊन ठेपावा 


म्हणून तूं. आपल्यामध्ये रक्तपात करित्येस, व. आपणास 
बिटाळण्यासाठीं मूर्ति: करित्येस. ४ स्वतः : पाडिलेल्या 
रक्तानें तू -आपणास दोषी केलें, तूं केलेल्या मूर्तीनीं 
आपणास वबिटाळविले, तू आपला. काळ समीप 
आणिला, तुझी वर्षे भरली आहेत; म्हणून मी तुला 
राष्ट्रांच्या निंदेस, सर्वे. केझांच्या थट्टेस पात्र करीन, 
५: तूं अभद्र नांवाची :व॒नेबंदपणानें. भरलेली नगरी 
आहेस असें म्हणून जवळचे व दूरप्ये तुझा उपहास 
करितील. ६ पाहा, इस्राएलाचे . सवे सरदार 
आपआपल्या बाहुबलाप्रमाणें रक्तपात करण्यास तुझ्यांत 
राहिळे आहेत. ७ तुझ्या ठायीं लोक आहेबापांस तुच्छ 
मानितात, तुह्या ठायी ते. परदेशीयांवर: जुद्धम करितात, 
तुझ्या ठायीं ते अनाथ. व विधवा यांस जाचितात. ८ तूं 
माझ्या पवित्र वस्त्‌ंस तुच्छ लेखित्येस, तूं माझे शब्वाथ 


। अपवित्र लेखिळे आहेत. ९ तुझ्यांत रक्तपात करण्या- 


साठीं निदक राहत आहेत, ते तुझ्यांतल्या डोंगरांवर 
मेजवानी करितात; तुझ्यांत बदफैलीनें . चालतात. 
१० तुझ्यांत ते बापाची काया उघडी करितात, रजस्वला 
खरी दूर बसली असतां तिजबरोबर गमन करितात. 
११ तुझ्या ठायीं कोणी आपल्या शेजाऱ्याच्या स्रीबरोबर 
अघोर कर्म करितो, कोणी आपल्या सुनेबरोबर 
अगम्यागमन करून तिला भ्रष्ट करितो, कोणी आपल्या 
बहिणीस, आपल्या बापाच्या कन्येस भ्रष्ट करितो, 
१२९ तुझ्या ठायी रक्तपात करावा म्हणून ते लाच 


८७७ 


अ० ९९४१२-२९२३:६ 


घेतात; तूं व्यांजबद्द करित्येस, जुळम करून आपल्या 
:शेञाऱ्यांस नागवित्येस वमला विसरली आहेस; 
अंसें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. १३ ह्यास्तव पाहा, 
तूं अन्यायाने केलेल्या कमाईसुळें; आणि तुझ्यांतल्या 
रकपातामुळें मी आपला हात आपटीतं”आईहे.. १४ मी 
तुझा संमाववार घेईन. त्या दिवशीं तुझें हृदय टिकाव 
धरील काय? तुझे हात टढे साहतील काय £ मी 
फ्रमेश्वर हें जें बोललो आहें तें मी:करीनच. १५ मी 
राष्ट्रामध्ये तुझी आांगापांग करोन, देशोदेशी तुझी 
कणादाण करीन व तुझ्यांतली अशुद्धता नष्ट करीन, 

१६ तूं राष्ट्रंदेखत आपल्याच कृतीने अपवित्र ठरझील; 
. तेव्हां तुला. समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. ... . 

- १७ परमेश्वराचे वचन पुनः मंळा प्राप्त “झालें कीं 
१८ मानवपुज्ञा, इत्ताएह घराणें माझ्या दृष्टीनें केवळ 
गाळ 'झाळे आहे; भट्टींतील पितळ, कथील, लोखंड .व 
'क्षिसें यांसारखे ते सवे आहेत; ते रृप्यांतीठ गाळ झाले 
आहेत. १५ यास्तव प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तुम्दी सवे 
गाळ झालां आहें; म्हणून प्राह्म, मी तुम्हांस यरूा- 
छेमांत: एकत्र करीन. २०. रुपें, पितळ, लोखंड, दिसे 
व कथील लोक भहींत 'घालितात व. ती वितळवबिण्यासाठी 
अभि फुंकून प्रदीप्त: करितात, त्याप्रमाणें मरी आपल्या 
: क्रोधाने. व संतापाने तुम्हांस जमा करीन व भर्टींत 
घाळून वितळवीन, २१ मी तुम्हांस जमा कशन 
माझ्या कोपामीचा फुंकर तुम्हांदर . घालीन, तेणें 
करून तुम्ही भ्टींत वितळून जाल. २२ रुपें भहीत 
वितळते तसे तुम्ढी 'मर्दाळेमांत वितळून जाल, तेम्हां 


यहेज्केल 


च य या वाव कत स ता त माझ्या धर्मशात्राचें उल्लंघन करून माझ्या पवित्र वस्तु भ्र 





करितात; पवित्र व अपवित्र यांचा ते कांहीं भेद ठेवीत 
नाहींत; शुद्ध व अशुद्ध यांचा फरक ते दिकवीत नाहींत; 
ते माझ्या शब्बाथाविषयीं डोळेझाक करितात; त्यांच्या- 
मध्ये .माझा अपमान होतो. २७ तिच्यांतळे सरदार 
भक्ष्य - फाइन खाणाऱ्य़ा लांडग्यांसाखे आहेत; ते 
अन्यायाने कमाई ' करण्यासाठीं रक्तपात करितात, 
मानवी प्राण्यांचा विनाश करितात.. २८ तिचे संदेटे 
कचा: चुना त्यांच्याकरित्तां वापरितात; मिथ्या दृष्टांत 
पाहून ते .त्यांस खोटे शकुन. सांगतात व परमेश्वर 
बोल्ला नसतांहि प्रभु परमेश्वर म्हणतो, असें ते बोलतात; 
२९. देद्यांतील लोक बलात्कार व चोरी करितात. 
ते. दुर्बळ व. द्रिद्री यांस. चिरडून टाकितात आणि 
परकेशीयांचा अन्याय व जुळूम करितात. ३० मीं 
भूमीचा नाश करूं. नये. म्हणून. तिच्यांतला कोणी तट 
बांधील, कोणी . मजसमोर देशासाठी तटाच्या खिंडींत 
उभा राहील की काय याची मी वाट पाहिली, पंग 
कोणी. मला. आढळला.ताहीं. ३१ ह्यामुळें त्यांजवर भी 
आपल्या क्रोधाचा :वर्षाव करीन; मी आपल्या कोपामीने 
त्यांस भस्म करीन, त्यांच्या आचाराचें प्रतिफळ त्यांच्याच 
धिरीं आणीन असें प्रभु परमेश्वर म्हप़तो. : 
१ परमेश्वराचे वचन पुनः मला श्राप 
«१३ भाळ तें असेः २ मानवपुत्रा, दोन स्रिया होत्या, 
त्या एकाच मातेच्या कन्या होत्या; ३ त्यांनीं 
मिसर देक्यांत ब्यमिचार केला; त्यांनीं आपल्या तारुण्यांत 
व्यभिचार केला; तेर्थे त्यांची त्लनें मदेण्यांत आली; 
पुरुषांनी त्यांच्या कौमार्याबस्थेंतीळ त्यांचीं स्तनाग्रे चुरिली. 
४ त्यांतल्या थोरलीचें नांव अहा होतें. व. तिच्या 
बहिणीचे . नांव अहलीबा होतें; त्या माझ्या . झाल्या 
आणे त्थांस. पुत्र 


शं 
रै 
शं 
र 
ग 
डं 


- यंहेज्केल ३५४६-२९ 


तेः “अधिपति व. नायब अधिपति. होते, ते सगळे चार : मांडिला व: आपली काया उघडी केली; तेव्हां 
मनोहर “व... तरुण. असून दिलेदार होते. ७ ते | जसें तिच्या बहिणीवरूनं माझें मन. उडालें होतें तसें 
समळे. निवडक अश्हुरी पुरुष असून त्यांच्याबरोबर | तिजव€ूनहि उडाले. १९ तरी तिनें. आपल्या -तारण्यांत 
ती: -शिंदळकी करू॑लागली,. “आणि: ज्या सर्वावर ती । मिसर - देशांत वेश्यावृत्ति चालविठी :होती, तिची तिला 
आसक्त झाली त्यांच्या सर्वे मूर्तीनीं ती भ्र्ट झाली. । आठवणं. होऊम तिने आपर. ्यमिचार अधिकच 
८..मिसर देद्यांतील आपली शिंदळकी: तित्ते. सोहून दिली । वाढविला.. २० ती आपल्या जारांवरः'आसंक्त झाली; त्यांचे 
नाहीं; तेथल्या पुरुषांनी. तिच्या .तारण्यांत तिजबरोबर | अवयव :तर मढवाच्या अवयवांसारखे होते व त्यांचा - 
गमन केलें; त्यांनी तिची कोमायोवस्थेंतील. स्तनाग्रे चुरंटीं | माज थोर्ल्यांच्या. .माजासारिखा होत. २१ या*अकारें 
व. तिजबरोब्रर . मनसोक्त व्यभिचार. केला.. ९. ह्यामुळें . तुझ्या तारुण्यांते - मिसरी पुरुष : तुझीं. कोंमार्यदडेंतील 
मीं तिला. तिच्या जारांच्या स्वाधीन केलें, ज्या अशलुरी । त्तनांग्रे चुरीत तेव्हाच्या. रिंदळकीची. तूं आठवण. केली. 
पुरुषांवर ती आसक्त झाली होती त्यांच्या. हातीं तिला । २२ ह्यामुळे, अगे अहलीबे, प्रभु परमेश्वर म्हणतो 
दिलें. १० त्यांनीं तिला नम केलें, तिचे पुत्र व कन्या | पाहा, : ज्या तुझ्या जारांवरूत तुझें. मन' उडालें आहे 
यांचे हरण' केलें, तिला तरवारीने मारून ठाकिलें; तिचें | त्यांला मो तुजविरुद उठवीन, त्यांस तुजवर चोहोंकहून 
नांव . स्त्रियांच्या तोंडीं झालें; कारण त्यांनी तिला , आणीन; २३: घाजेलाचे पुरुष, सवे खास्दी, पंकोड,. 








तिनें. भापल्या बहिणीच्यापेक्षां अधिक व्यमिचार केला 9 
१२ शेजारचे अइशुरी पुरुष अधिपति ब नायब अधि- | आणीन; २४ ते शस्त्रे, रथ, चाकांची. वाहने, निर- 
पति, ब. उंची . वक्लें . ल्याळेले दिळेदार . होते; त्या | निराळ्या लोकांचा : दळभार : घेऊन “तुजवर - येतील; . 
संबे . मनोहर . तसणांवर ती आसक्त झाली. :१२ मी. । ते कवचे, ढाऊी .व॒दिरखराणें .धारण करून तुला 
पाहिलें की. तीहि भ्रष्ट झाली; त्या दोघींचे वर्तन । चोहोकईन घेरितील; मी न्याय करण्याचें काम त्यांस 
सारखेंच होतें. १४ तिनें. आपल्या. व्यभिचाराचें क्षेत्र । सोपून देईन, म्हणजे ते. आपल्या . कायद्यांस अनु- 
तिने भिंतीवर रेखिळेलीं पुरुषांची चि्रें | सरून न्याय करितीठ. २५.मीं तुजवर माझी ह्यो 
पाहिलीं, तीं हिंगुळाने. रेखिलेली लास्ययांची चित्रें होती; | रोखीन म्हणजे ते. संतापून तुझा समाचार थेतील; ते 
कमरांस 
ते 








१५ त्यांच्या पटे असून डोक्यांत उंची व रंगीत | तुझें नाक व कॉन कापून राकितील; तुझीं अवशिष्ट 
होती; सवे पुरुष वौरांप्रमाणें दिसत | माणसें तरवारीने पडतील; ते तुझ्या कन्या व पुश्न हरण 
त्यांची ढब. खास्दी देशांतील बाबेलाच्या पुरर्षा- । करितील, तुझी अवदिष्ट माणसें अमीनें भस्म होतील. 
होती; या पुरुषांची जन्मभूमि खास्दी देशा होती. | २९ ते तुझी वसे हरण करितील, तुझें उत्कृष्ट जवाहीर 
त्यांजवर गेली तेव्हां ती त्यांजवर । हिसकावून घेतील. २७ अशी तुझी शिंदळकीची खोड 

त्यांस बोलावून आणावयास । मिसर देशांत तुरा लागलेली व्यमिचारायी चट, मी. 
जासूद पाठविते. .१७ तेव्ह बाबेाचे । भोडीन, म्हणजे तूं त्यांजकडे पुनः ढुंकून पाहणार 
शंगारळेल्या. पलंगावर तिच्याजवळ गेळे; | नाहींस व मिसर देशाचे स्मरण तूं यापुढें करणार नाहींस. 
तिजबरोबर व्यभिचार करून तिळा. अष्ट केलें; | २८ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, ज्यांचा दु द्वेष करि- 
त्यांच्या समागमानें ती भ्रष्ट झाली, तेव्हा तिनें आपलें | त्येस त्यांच्या स्वाधीन तुला मी करीन, ज्यांवरून तुं 

': काढिळें. १८ असा तिनें आपल्य व्यमि- । मन उडाळें आहे त्यांच्या. हाती तुला देईन; २९ ते 

८७५ 


त्र 


मि अ: 


६. 


अ३ ३44 
व 


मअ० २३५२९-२४:५ 











तुझो समाचार. घेतील, . ते तुझी सवे मालम 
हरून तुला नागवी उघडी करितील; अशार्ने तुझ्या शिंदळ- 
चाळ्यांची, तुझ्या कायासक्तीची व तुझ्या व्यमिचाराची 
लाज उघडी प्रदेल. ३० तूं व्यमिचार करावयासाठीं 
अस्य राष्ट्रांच्या. मार्गे लागलीस, व त्यांच्या मूर्तीनीं आप- 
'गास . विटाळिळे> म्हणून हें. सर्व तुला. प्राप्त. होईल. 
३१:तूं आपल्या बहिणीच्या मार्गानें :गोलीस: म्हणून मी 
तिच्याप्रमाणे तुझ्याहि हातीं पेला देडेन... १२ प्रसु पर- 
'मेश्वर म्दणतो, तं आपल्या बहिणीच्यःसारख्या खोल व 
'मोठा.. पेला.. पिज्ञील; त्याचें माप मोठे. असल्यामुळें तूं 
हाल्य व थद्य यांस पात्र होशील. २३३ दू निझा व शोक 
यांनीं व्याप्त होशील, तुझी बहीण शोमरोन हिचा पेला 
विश्‍्मय:.व विध्वंस यांचा आहे. ३४ तु. तो निथळून 
'पिक्लील, त्याच्या खापऱया तूं कुरतडून खालील व त्यांनीं 
'तूं.:आपलें :कर ओरवबाडझील; कारण सी हें बोललो 
आहें; असें प्रम परमेश्वर म्हणतो. ३५ यास्तव प्रभु 
परमेश्वर म्हणतो, . तू मला 'विसरळी आहेस, व तूं 
'माझ्यांकडें पाठ फिरविली आहे, म्हणून तू॑आपल्या 
'कामासक्तीचें ब्र व्यभिचाराचें फळ मोग. : 

३६ आणखी - परमेश्वर मळा म्हणाला, मानवपुत्रा, 
सू. :'अहत्त वष. अहलीबा, यांचा न्याय करतोस नाई 


र 
ब 


४३3434: 
री 
श्‍ 
र 
् 
श्र 
शू 


व न व 
जर 


.। 
! 
डु 
डु 
| 
र) 








घातलें व दागिन्यांनी आपणास सजविटें; ४१ तूं उत्कृष्ट 
मंचकावर बसलीस, त्यापुढे मेज मांडून त्यावर माझा 
धूप व तेल हीं ठेवली. ४२ तेथें चैनी लोकांची धामधूम 
चाळू झाली; सामान्य पुरुषांबरोबर रानांतून आणखी 
दार्बाज लोक  आणविण्यांत आठे; त्यांनीं त्यांच्या 
हातांत बांगब्या घातल्या व डोक्यास उत्तम क्रिरोभूषण 
घातळें. ४२ तेव्हां जी शिंदळकी कशन निःसत्व झाली 
होती तिजविषयीं. मी म्हणालो कीं आतां ते तिच्याबरोबर 
व ती त्यांच्याबरोबर व्यमिचार करील काय? ४४ लोक 
वेश्‍्येकऊडे जातात तसे ते तिजकडे गेळे; ते अहला व 
अहलीबो या शिंदळ ल्रियांकडे रोले. ४५ तथापि 
धार्मिक लोक जारिणींचा व खुनी खत्ररियांचा न्याय करि- 
तात तसा त्यांचा करितील; कारण त्या जारिणी. आहेत 
अ त्यांच्या हातांला रक्त लागलें आहे. ४६ प्रभु परमे- 
श्वर म्हणतो, मी त्यांजवर लोकांचा जमाव आणून 


नाहींशी करीन, म्हणजे सवे स्रिया साबध होऊन 
वुमच्याप्रमाणें शिंदळकी करणार नाहींत. ४९ ते तुमच्या 
शिंदळकीचें प्रतिफळ तुम्हांस देतील; तुम्ही आपल्या 
मूर्तिपूजेय्या पातकांचें फळ 'भोगाल; तेव्हा तुम्हांस 
समजेल कीं मी प्रयु परमेश्वर आहे. : 
र १ लंतर नवव्या वर्षी, दहाव्या महिन्याच्या 
२९९ दहामीस परमेखराचें वचन मला प्राप्त झाळें की 
२ मानवपुत्रा, त. ही तारीख, आजची तारीख 
लिहून ठेव; भाज तारखेस बाजेल्चा राजा सररळेमावर 
जाऊन पढळा आहे. ३ या फितुरी घराण्यास दाखला! 
देऊन असें म्हण, प्रभु परमेश्वर म्हणतो एक कहे चुली. 
थर जढीव, तौ अढविल्यावर तींत पाणी ओतः ४ मांड्या 
ब॒ खांदे असे मांसाचे चांगळे चांगळे तुकडे जमा करून 
तींत टाक; तींत निवडक हाडें भर. ५ कळपांतून एक 
चांगळें सेंडई निवडून घे; हाडें शिजविण्यासाठी खाले 


डळ 


उछाकडांचीऱ्रीस कर तें 'चांगळें शिजं दे; त्यांतील हारडेंहि 
प्ली विज दे2 !.. . . 


६ यास्तव प्रभु परमेश्वर म्हणतो, 'ह्याः खुनी नगरीला 


घिकार अंसो ! ती. गंज चढलेल्या कढईसारखी आहे. 
तिचॉ'गंज निघत. नाहीं; तींतला एकएक : तुकडा बाहेर 
काढ, त्यात्रंर विंठ्या टाकावयांच्या नाहींत. ७ ' कारण 
वतिने .रक्तपौत केला आहे, त्या रक्ताने ती भरली आहें 
से तिनें उघब्या खडकावर पईं दिलें आहे; घुळीने तें 


झाकूं नये म्हणून “तिनें तें जमिनीवर पडूं : दिळें नाही. 


< संताप उत्पन्न होऊन सूड उगवावा ह्यासाठी तिनें 
रक्त. पाडिळें आहे, तें झाकतां येऊं नये म्हणून तें 
उघड्या खडकावर पडार्वे असें मीं केळें आहे. ९ यास्तव 
अरभु परमेश्वर म्हणतो, ह्या खुनी नगरीला घिकार असो ! 
मी सरपणाचा ढीगहि मोठा करीन. १० लाकडे भरपूर 
घाल, आग चांगली पेटीब, मांस चांगळें शिजीव, रसा 


चांगळा घट्ट होऊं दे, हाडेहि भाजून काढ. ११. मग | डोक्यास 


त्या. विस्तवावर कढई रिकामीच ठेव म्हणजे तिची 
पपितळ तप्त व धगघग्रीत होऊन तिचा मळ- आंतल्या. 
आंत -जळेळ, तिचा गंज निघून जाहल. १२ ती श्रम 
करून करून भागली तरी तिजवर दाट बसलेला गंज 
निघून गेला नादीं; गंजासहित- तिला आगींत टाका. 
१३ तुझी अशुद्धता पाहावी तर ती भयंकर आहे; मीं 
चुला. स्वच्छ करूं पाहिलें तरी तूं. स्वच्छ शाली नाहींस; 
तुजवरील माझ्या संतापाची तृप्ति झाल्यावांचून तूं 
शुद्ध व्हावयाची नाहींस. १४ मी परमेश्वर हें बोललों 
भाहें; दें घडेलच, हे मी करीनच; मी मार्गे हटणार 


नाहीं, ग्रय करणार नाहीं, याचा मला अनुताप होणार 


नाहीं; तुझ्या आचारांनुसार, तुर्या कमीनुसार, ते. तुझा 
न्याय करितील, असें प्रश्न परमेश्वर म्हणतो. . - 
: १५ पुनः परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाळें कीं 
१६ मानवपुत्रा, पाहा, मी तुझ्या नेत्रांस जें प्रिय तें 
सपाठ्यासरशीं तुजपासून काढून घेतों; तरी तू शोक 
करणार नाहींस, रडणार नाहींस, अश्रु गाळणार नाहींस. 
१७ उसासा मुकाठ्यानें टाक; म्रतांसाठी शोक करूं 
नको, डोक्याला झिरोभूषण घाल, पायात जोडा घाल. 
६ 


अ० २७४:५-२१:३, 


आपरे ओंठ. झाकू. नको, सुतकांत॑ लोक. अन्न पाठनि- 
'तात. तें खाऊं नको. १८ सकाळीं भी लोकांत व्हे 
म्हणाला, आणि संध्याकाळीं, माझी बायको मेशी; 
तेंव्हा मर आज्ञा झाली होती तसें मीं :दुसऱ्याः दिशी 
संकॉळीं केळें.. १९ यावरून लोक मलॉ म्हणाले, तूं हें... 


करितोंस त्यांचा. आम्हांशी काय संबंध आहे. सें 


आम्हांस सांगशील काय ६९ २० मी त्यांस म्हणाले, . 
परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें आहे. कीं... २१ हक्ला- 
एली, घराण्यास. असें सांग, प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाढा, 
तुमच्या बळाचा-आधार,. तुमच्या नेत्रांना प्रिय, तुमच्या 
जिवाचा जिव्हाळा, असें जें. माहे पवित्रस्थान तें सी 
भ्रष्ट करीन आणि तुम्दीं मागे. ठेविळेळे तुमचे कन्यापुत्र 
तरवारीने पडतील. : २२ मग. मी केलें आहे तसें तुम्दी 
कराळ, तुम्ही ओठ. झांकणार नाहीं व सुतकांत लोक अन्न 
पाठवितात तें तुम्दी. खाणार नाहीं. २३ तुम्ही आपल्या 
कषिरोभूषण. घाळाळ;.. पायांत जोडा - घालाल 
तुम्ही शोक करणार नाहीं, रडणार नाहीं, तर आपल्या 
अधसोनें घुराल व एकमेकांस पाहून टाकाल, 
२४ या प्रकारे यह्देज्केल तुम्हांस तिन्हवत होईल 
त्यानें केलें त्याप्रमाणे तुम्ही कराल; हें घहून येईल 
तेव्हां तुम्हांस समजेल. की.मी परमेश्वर आहें. र. 
२५ हे मानवपुत्रा, त्यांचें. बळ, त्यांचा वैभवमूडक 
हर्षे, त्यांच्या . नेत्रांना प्रिय. वाटणाऱ्या वस्तु, त्यांच्या 
जिवाचा. इटविषय आणि त्यांचे कन्यापुत्न मी त्यांजपासून 
हरण करीन; २६ त्या दिवशीं निभावळेला एकादा 
माणूस तुझ्या कानावर हें वर्तमान घालण्यास . तुजकडे 
येईल. २७ त्या दिवशीं त्या निभावळेल्या माणसाबरोबर 
बोलण्यास तुर्शे तोंड उघडेल; तूं बोलझील, यापुढे 
तूं स्तच्ध राहणार नाहींस; असा तूं त्यांस चिन्हक्‍त्‌ 
होशीड, म्हणजे त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. 


१ परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें की 

२५ २ मानवपुत्रा, अम्मोन वंदजांकडे आपलें मुख 
केल्न त्यांजविषयीं संदेश दे; ३ अम्मोन वंशजांस 

म्हण, प्रमु परमेश्वराचे वचन ऐका; प्रमु परमेश्वर असें 


<< १ 


भ«,२५४३-२६7५ 
टण णा पपया ल टार 'ओसाड... करण्यांत आला, गहूदाचे: घराणे 
- अंविवान कहून : नेण्यात. आलें. तेच्हां.: तूं, : वाहवा 
असें. म्हटळें;:४ म्हणून .पाहदा, . मी .पूर्वेकडीक . लोकांस 
हप्ता ताबा देईन, ते 'तुक््यांत छावणी. करू राहतील 
शे आपलीं घरें बांधितील; से तुझ्यांतली -फळें खातील 
ब.. तुझे दूध पितील.. ५ मी राच्या. नगरास- उंटांचा 





-6 ह. ह. 


। 


ी 


॥ 
8. 


| 


अती 


डर 





माझ्या - आवेशयु'क्त - क्रोषानुसार ते.:- अदोमाची वाट 
लावितील; त्यांस माझ्या सुडाचा अनुभब येडरेल, असें 


| प्रभु परमेश्वर म्हणतो. . . 


१५-परसु-परमेश्वर म्हणतो, पलि्ट्यांनी सूड; घेण्याची 
कृति केली. आहे, मनांत आकस घरून नाश करण्याच्या 
बुद्धीनें त्यांनीं निरंतरच्या . वैरभावानें. सूड.. घेतला 
आहे; १६ : म्हणून प्रभु परमेश्वर म्हणतो, मी. आपला 
हात 'पलिष्ट्यांवर उगारीन, करेथ्यांचा :-संहार करीन 
आणि :* समुद्रकिनाऱ्यावरील अवदिष्ट . राहिलेल्यांचा 


। नाश 'करीन. १७ त्यांस संतापार्ने दिक्षा करून मी 
ची | त्यांचा मयंकर सूड घेईन; मी त्यांजवर सूड उगवीन 
; । तेव्हां त्यांस समजेल की मी परमेश्वर आहें. न 


१ नेंतर अकराव्या वर्षा महिन्याच्या प्रति- 
पदेस, परमेश्वराचे वचन मला आते. . झालें 
तें हें: २ मानवपुत्रा, सोर यरुदंळेमेविषर्यी' 
अक्षी होती. ती. मोडून गेली आहे आणि आतां. लोकप्रवाह 
मजकडे वळला आहे; ती उजाड झाली आहे, म्हणून 
आतां माझी भरभराट होणार आहे; ३ - यास्तव मरभु 
परमेश्वर म्हणतो, पाहा, अगे सोरे, * मी 'तुजविरुद्ध 
आहें, समुद्र आपल्या. लाटा लोटितो त्याप्रमार्णे. मी 
तुजवर बहुते. राष्ट्रें लोटीन. ४ ते . सोरेच्या तंटांचा 
विष्वेस करितील व॒ तिचे बुरूज पाहून टाकितीळ; मी 
तिजवरीळ भाती खरडून काढून तिचा उघडा खडक 
करीन. ५ तीं समुद्रांत जाळी पसरण्याचें . ठिकाण' 
होईल; मी हें म्हटलें आहे असें परमेश्वर म्हणतो; ढर' 
म्हणून ती राष्ट्रांच्या हाती लागेळ. ६ तिच्या भूप्रदेशांत 
असलेल्या तिच्या कन्यो' तरवारीने: ठार होतील; तेव्हा 
त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. ७ कारण प्रभु 
परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी बाबेलचा . राजा, राजाधिराज 
:जबुखदेस्सर, यास उत्तरेहून घोडे, . रथ, स्वार ब मोरे 
दळ यांसह सोरेवर आणीन. < . भूप्रदेशांतल्या ::तुझ्या 


। कन्यांस तो तरवारीने वधील;: तो. तुजविरद बुरूज 


बांधील, मोर्चा. रचीलळ . ब॒तुजविरुद्ध, ढाळींचा कोट 
उभ्ारील. ९ तो. तुझ्या तटांस. आफ्ली >आघातयंत्रे 


यहेज्केछ 


अ० २९५९--२७१२ 


शाबीळ, * आपल्या- हत्मारांनीं तुझे बुरूज पाहून टाकील. | टाकून ग्तेतः गेलेल्यांबरोबर प्राचीन कालापासून ओसाढ 


7%७-त्याचें- घोडे इतके येतील कीं. त्यांनीं उडविलेल्या 
झळीनें तूं झाकून - जाशील; तटबंदीची नगरे फोडून आंत 
क्षिरतात तसे तो तुझ्या वेशींतून आंत शिरेल, तेव्हां 
स्वार, चार्कें व रथ. यांच्या आवाजाने तुझे तट हाद्र- 
तील. ११ तो. आपल्या धोथ्यांच्या. टापांनीं तुझे सवे 
रस्ते तुढवील; तो तुझे छोक तरवारीने ठार मारील, 
तुझे. मजबूत. स्तंम जमीनदोस्त होतील. १२ ते तुझी 
संपंति ळटितील, तुझा माल ळटितील; तुझे तर उदध्वस्त 
करितील, तुझे रंगमहाळ पाहून टाकितील; तुझे पाषाण, 
शाकूड, माती वगैरे. सर्व कांहीं पाण्यांत बुडवून 


डाकितील. १३ मी तुझ्या ग्रीतांचा घ्वनि बंद प्राडीन, 
तुझ्या वीणांचा सूर पुनः ऐकूं येणार नाहीं. १४ मी 
तुझा उघडा खडक करून तुला जाळे. पसरण्याचें. 


ठिकाण करीन; . तुला पुनः बांधणार नाहींत; मीं पर- 
भेश्वरानें हे म्हटळें आहे, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. ' 


१५ प्रभु परमेश्वर सोरेस म्हणतो, तुझ्या पतनाच्या 


आवाजाने, जखमी झालेल्यांच्या कण्हण्यानें, तुझ्यामध्ये 
चाललेल्या कतलीनें द्ोपांचा थरकांप होणार नाही का 
१६ तेव्हा सर्वे दर्यावदी सरदार आपआपल्या आसनां- 
वरून उतरून खालीं येतील, आपले झगे काढून ठेवि- 
तीळ, आपली जरतारी वरल्ले काढून टाकतील; ते 
भीतिरूप वरे धारण करून जमिनीवर : बसतील, 
क्षणोक्षणी त्यांचा थरकांप होडेल व तुजबिषयीते विस्मय 
पावतील. १७ ते तुजविषयीं शोक: कलन म्हणतील, 
अगे कीर्तिमान. नगरी, तूं जशी. काय समुद्रातून उडवून 
वसली 'होतीस, त समुद्रावर पराक्रमी होतीस, तू. व 
तुझे रहिवासी यांचा तेथील सवे लोकांस वचक असे, 
ती तू कशी नष्ट झालीस ! १८ तुझ्या पतनदिनीं द्वीपांचा 
थरकांप होत आहे; तुझ्या नियोणानें समुद्रांतील द्वीपे 
भयचकित. झालीं आहेत. १९ प्रभु परमेश्वर . म्हणतो, 
मी तुला निजेन झालेल्या नगरांप्रमाणें ओसाड नगरी 
करीन व॒ तुजवर खोळ सागराचा लोट आणून 
प्रचंड जलभ्रवाहांनीं तुला व्यापून टाकीन, २० तेव्हां 
गतेतः 'गेळेल्या प्राचीन - कालच्या लोकांकडे तुला खालीं 


असलेल्या : स्थानांत एथ्वीच्या अधोभारगी तुला राहा- 
वयास लात्रींन म्हणजे त पुनः वसणार नाहींस; पण मी 
जीवंतांच्या भूमीला वैभव देडन; २१ लोकांस दहशत 
पडेळ असा: तुझा मी. विध्वंस करीन, त. नाहींशी 
होशील; तुझा शोध करितील. तरी तू कधीहि सांपढा- 
वयाची नाहींस, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
- - १.परमेश्वराचें वचन पुनः .मला प्रात झाळें 
२७ की. २ मानवपुत्रा, सोरेसंबंधानें विलाप कर; 
<'_ ३ तिर सांग, प्रसु परमेश्वर म्हणतो, अगे 
सोरे, समुद्राच्या प्रवेशत्यानाजवळ वसलेल्ये, अनेक 
द्रीपांशी राष्ट्रांचा . व्यापार चालविणाऱ्ये; तूं. म्हणतेस, मी 
खाण आहि. :४ तुह्या सीमा. समुद्राने वेष्टि- 
हेल्या आहेत; बांघणाऱ्यांनी तुला. सौंदर्यपूर्ण बनविले 


आहे. ५ त्यांनी. सनीरच्या सरूंनीं तुझी तक्तपोशी 


केली; तुझ्यासाठी डोल्काठी करावी म्हणून त्यांनी 
ळबानोनाचे गंधसरू आणिळे. ६ त्यांनीं तुझीं वल्हीं 
बाशानांतीळ. अह्बोनाच्या झाडांची केलीं; तुह्या बैठकी 
कित्ती, द्वीपांतल्या बाक्स लाकडाच्या केल्या असून 

इस्तिदेतानें जडलेल्या होत्या. 


तुला तें तिशाणादाखल होतें; तुझें छत एलीझा बेटांतील 
निळ्या व जांमळ्या रंग्रांच्या कापडाचें होतें. ८ सीदोन 
व. अवेद येथले रहिवासी, तुझे वल्हेकरी असत. हे 
सोरे, तुझ्यांत चतुर पुरुष. होते, ते तुझे तांडेल असत. 
९ गबाळचे वडील व कुडाळ कारागीर. तुझ्या जहाजांची 
फूटतूट “- दुस्स्त “करीत. भ्षसतत;. > सुब्रोतीठ-.; सवे 
तारवे ब॒ त्यांचे. 'नावाडी :-तुश्या- - मा्चांची :, देकोेव 
करण्यासाठीं तुझ्यांत असत. १० तुह्या. सैन्यांत. पारसी, 
ळदी व पूटी हे तुझे लढवय्ये असत; ते तुद््यांत 
आपल्या ढाली व शिरखञाणें टांगीत; ते तुला तेजस्वी 
करीत. ११ अंवेदचे लोक तुझ्या सैन्यासह तुझ्य़ा 
तटांवर सभोवार असत; तुझ्या बुरुजांवर झर पुरुष 
असत; ते तुझ्या तटांवर चोहोकडे आपल्या ढाली 
रांगून..तुला सोंदयेयुक्त करीत. १२. सवे प्रकारचा माळे 


ढ८३ 


अ०-२७५१२-२८:२ 
_ विपुळ. असे "म्हणून ताशीश तुंजबरोंबर व्यापार 
करी; तुझ्मा माळाच्या मोबदला ते तुला सपे; लोखंड, 
कथील ब शिंसें देत. १३ यावान, तुबाल व मेशेल हे तुज- 
बरोबर उ्यापार करीत; तुंड्य़ा मालाच्या आबदला म्हणून 
ते तुला माणसें वं पितळेची भांडीं देते. १४ तोगामीचे 
चंशज तुझ्या मालांबहृल तुला घोडे, स्वारीचे घोडे व 
. खेचरें देत. १५. ददानी लोक तुजबरोबर श्यापार करीत; 
अनेक: द्ीपें “ तुझ्या व्यापाराच्या “सोडेची: असत; ते 


- तुझया मालांबद्दळ तुला. हस्तिदंती. शिंगरे ब अबनूंस. देत. - 
'पृं॑ तुझे. कारागिरीचे पदार्थ ' बहुबरित्र: असल्यामुळें. 
अरामी लोकं--तुजबरोबर व्यापार करीतः<ते तुह्या ' 
वेलबुडीदार | १०-ते तुझ्या -श्थितीमुळें लांब हेळ काढून मोठ्या दुःखाने 


मालाबद्दळ तुला पाय, जञांमळा रंग, तागाची 


उरॉन “वसले, प्रवाळ वः मागक देत. :१७ यहूदा व. 
इल्ाएळ देशांतर्छ लोक तुजबरोबर व्यापार -करीत! . ते. 
दुह्या _ मालाबद्देळ 'चुत् मित्नीथाचा. गहूं, मेवामिठाई, : 


।बिलाप करीत आहेत.. ३२ ते शोकाकुल होऊन तुज- 
| विषयी विलाप करून म्हणतात, . सोरेप्रमाणे, समुद्रांत 


1, 


) 


तुं हरतर्‍हेचे उंची मसाले, जवाहीर :-व सोनें देत. 
३३ हारान, ' कमे;--एदेन, शबा, अशाह व कित्मद 
येंचळे व्यापारी तुजबरोबर व्यापार करीत. २४ ते तुझा 
मळ घेऊन उत्तम वरले, जांभळे. व वेल्वुहीदार शगे, 
उंची वरांच्या पेठ्या व॒ वळलेल्या टिकाळ दोऱ्या वगैरे 
ड्यापाराच्या वस्तु तुला देत. २५ तार्शीशची गलबते 
_ तुह्या मालाची नेआण करणारे जणू काय. काफळेच 
होते; भर ससुद्रांत दः फार सखद व वैभवशाली 





जिन्नस, तुझे नावाडी, ' तुझे खलाज्षी, तुझी फूटतूट 
दुरुत्त करणारे; तुझ्या मालाची . देवघेव करणारे, 
तुझ्यांतळे सवे लढवंथ्ये, तुंझ्यांत असळेळे समळे लोक 
तुझ्या निःपातसमयी. भर ससुद्रांत पडळे. २८: तुझ्या 
खलाशांनीं मारिळेल्या .आरोळीच्या आवाजाने तुझ्या 
आसपासची जमीन हादरत आहे.. २९ सर्वे वल्हेकरी, 
खलाक्ी -व समुद्रावर सफर कर॒भारे सर्व नावाडी 
आपआपल्या नावा सोडून किंनार्‍यावर. उभे राहत आहेत; 


र्ढत आहेत; ते आपल्या डोक्यांत धूळ थालीत आहेत 
आणि - घुळींत लोळत आहेत; ३१ ते. तुझ्यामुळे 
आहेत व मनांत आति खित्न होऊन तुजसाठी मोठ्याने 


गडप झालेल्या सोरेप्रमाणे, कोणाची तरी दशा झाली 
आहे. काय १ ३३. जलमागोनें तुझा माठ जाईयेई तेव्हां 
तू बहुत राष्ट्रांची चंगळ करीस; त आपल्या विपुल 
मालाने व. मोठ्या सौद्याने जगांतील राजांस सघन 


“श«० २८४२-२६ 





. व धाठितीस! ३ पाहा, दानीएलापेक्षा त बुद्धिमान 
आहिस;- कोणतीहि गुप्त गोष्ट लोकांना तुजपासून छप- 
विती येतं नाहीं; ४ तूं आपल्या अकलेनें व चातुर्याने 
धन संपादन केळें व आपल्या भांडारांत सोन्यारप्याचा 
संवय केला; ५ त. आपल्या अकलेच्या जोरावर 


व्यापार करून आपलें घन वाढबिलें;-या तुझ्या धनाने. 
मुझे 'ह्ृदय़ उन्मत शाळे आहे. ६ ह्यास्तव प्रमु परमेश्वर 


म्हणतो, आपलें चित्त देवाच्या : चित्तासारखें. आहे. असा 
कू.आव धालितोस; ७ म्हणून प्राह्य, मी तुजवर परकीय 
लोक काणितों; तुजवर अन्य. राष्ट्रांतळे :उभ्र पुरुष 
-आणितों; तुझ्या अकलेच्या सोंदयोबरः ते त्तरवार उप- 
संतील .. व. तुझे. तेज भ्रष्ट करितील: < : ते" तुळा 
गतत उतरितील; . भर समुद्रांत वध -भावणान्यांच्या 
मृत्युसारखा तुझा मृत्यु होईल. ९ तूं आपल्या वधणाऱ्या- 
समोर, मी देव आहें असें म्हणशील - काय £ घायाळ 


करणाऱ्याच्या हातीं * सांपडलास तो. तं. देव नव्हेस, 


मानव आहेस. १० नेसुती मरतात त्याप्रमाणे तूं- पर- 
: देशीयांच्या हस्ते मरक्षील; हे. माझें म्हणणें. आहे असें 
प्रमु परमेश्वर म्हणतो. 

११ पुन: परमेश्वराचे वचन मला. प्राप्त “झालें कीं 
१९ “मातवपुत्ना, सोरेच्या राजाविषयीं विलांप करून 
त्याला. सांग, प्रभु परमेश्वर म्हणतो, तू पूर्णेतेची सुद्राच 
आहेस; तूं ज्ञानपूर्ण व सर्वांगसुंदर आहेस.. १३ देवाचा 
ब्राय एदेन यांत तूं होतास; अलाक, पुष्कराज, हिरा, 
लसणा, गोमेद, यास्फे, नीलमणि, पाच, माणिक, व 
सोनं असें अनेक तऱ्हेचे जवाहीर तुझ्या अंगभर होते; 
खंज्रिऱ्या व बासऱया यांने कसब तुझ्या येथें चालत 
असे; तुला निर्मिले. त्या दिवशी त्यांची योजना. झाली. 
१४ तूं पाखर घालणारा अभिषिक्त करूब होतास; मीं 
तुझी तज्ञी योजना केली होती; तूं देवाच्या पवित्र पवेतावर 
होतास; तूं अग्नीप्रमाणे झगझगणार्‍या . पाषाणांतून 
हिंडत असस. १५ तुला निर्माण केल्या दिवसापासून 
अधर्म तुझ्या ठायी दिसून आला तोंपर्यंत तुझी चाल- 
चलणूक यथायोग्य होती. १६ तुझा व्यापार मोठा 
असल्यासुळें तुझ्या हृदयांत अपकारबुद्धि क्षिरून तू 


आले भवेत. 


पौतंक केर्ले; म्हणून मीं तुला अष्ट समजून परमेश्वराच्या 
पर्वतावरून लोटून दिलें. हे पाखर धालणाऱ्या करूबा ! 
त्या. अमीप्रमार्णे झगझगणार्‍या पाषाणांमंधून काहून मीं 
तुझा नाश केला आहे. १७ तुझ्या सौंदयोच्या अभि- 


मांनानें तुझें हृदय उन्मत्त झालें, तुझ्या वैभवाने तुझी 


बुद्धि भ्रष्ट झाली; मीं तुला भूमीवर आदळिळें, राजांनीं 
तुझा तमाझा पाहावा म्हणून त्यांजपुढें तुला टाकिले. 
१८ खोटा . व्यापार < चालवून . तू बहुत पातकें 
केलीं, त्यांनीं. तूं. आपलीं. पवित्र स्थानें . बिटाळिलीं 


.म्हणून तुझ्यांतून :-अभि : निघून तुला खाऊन टाकील, 


.असें मीं .केळे आहे; .आणिः तुला पाहणाऱ्यांच्या 
डोळ्यांदेखत मीं 'एथ्वीवर .: तुझी राखरांगोळी केली 
आहे. '१९ राष्ट्रमध्यें तुह्या ओळखीचे . सर्वे तुली 
पाहून. विस्मय्‌.. पावळे आहेत, तुझी दशा प्राहून 
ठोकांना दहशत * पडली : आहे, तूं कायमचा नष्ट 


२० मग परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं 
२१ मानवपुत्रा, सीदोनेकडे आपलें. मुख फिरवून 
तिजविरूद्ध संदेश दे; २२ तिला सांग, प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो; पाहा, हे सीदोने, मी. तुजविरुद्ध आहे, व 
तुझ्यामध्ये मी आपला प्रताप गाजवीन; मी तिला 
न्यायदंड “करीन व तिजमध्यें मी पवित्र ठरेन, तेव्हां 
त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. २३ मी तिच्यांत 
मरी. पाठवीन, तिच्या . रस्त्यावर रक्ताचा सडा घालीन; 
तिजवर . चोहोंकडून . ' तरवार . चाळेल ' आणि . लोक 
घायाळ “होऊन तिच्या ठायी पडतील; तेव्हां त्यांत 
समजेल कीं मी :परमेश्रर आहे. २४ त्यानंतर इस्चाएल 
घराण्याच्या आसपासच्या दवेष्यांपैकी कोणी त्यांस बोच- 
णारा कांटा व टोचणारी नांगी असें उरणार 
नाहीं; तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. 

२५ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, इस्नाएंल घराणें ज्या 
ज्या. राष्ट्रांत पांगळे आहे त्यांतून मी त्यास एकवट 
करीन आणि वबिधर्मी राष्ट्रांदेखत त्यांच्या ठायीं पवित्र 
ठरेन; मग जो देश मीं आपला सेवक याकोब यास 
दिला त्यांत ते वस्ती करितील. २६ ते त्यांत निर्मय 


4८८५५ 


अ० २८£२६-२९!९१ 





* करीन तेव्हा ते. निर्मयपणे . वसतीळ; मंग 


स्स समजेळ कॉ मी परमेश्वर त्यांचा देव आहें. 

१ बुहाव्या वर्षी दहाव्या महिन्याच्या द्वादक्षीस 
२९ पुत्रा, मिसर देशचा राजा फारो याजकडे आपलें 
सोंड करून त्याच्याविरुद्ध व॑ सवे मिसर देशाविरुद्ध संदेश 
दवे. ३ त्याबरोबर बोल; त्यास सांग: प्रभु परमेखर म्हणतो, 


- पाहा, हे लेसर देशाच्या फारो राजा, आपल्या नद्यांत 


-पाखरांस खाद्य होशील असें मी करीन. ६ तेव्हां मिसर 
देशचे सर्वे रहिवासी समजतीळ कीं मी परमेश्वर आहें; 
'कारण इक्लाएल घराण्याला. मिसराचा केवळ 
आधार होता. ७ त्यांनी. तुला हातांनी धरिले तेव्हां तू 
विरून त्या सर्वांचे खांदे फोडून -टाकिळे; ते तुझ्यावर 
रेकळे असतां दै. मोडून गेळास कःतें. सर्वाच्या कंबरा 
खचविल्या. ८ ह्याकरिता प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी 
तुजवर तरवार आणीने' आणि ' तुझ््यांतून भनुष्य व 
यद्य यांचा उच्छेद करीन. ९ मिसर देश ओसाड व 
ज्वैराण होईल. तेव्हां त्यांस समजेळ कीं मी परमेश्वर 
आहें; कारण तो म्हणाला, नदी माझी. आहे, मीं ती 
निर्माण केली आहे. १० तर पाहा, मी तुझ्या 


नद्यांवर. उठेन; मी मिम्दोल्मपासून सवेनेपर्यंत, 


कशाच्या. सीमेपयैत, मिसर देश-ओसाढ व उजाड करीन. 
. ११ मनुष्याचा पाय त्याला 'लाग्रावयाचा नाहीं, पश्मच्या 


यदेज्केठ 


परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाळें की. २ मानव-: 


डर 





. त्याला: स्पशे होणार नाहीं; चाळीस वर्षे त्यांत 
.वस्ती करणार नाहीं. १२ वैराण केलेल्या. देशा- 
मिसर देश वैराण करीन, उजाढ . केलेल्या 
त्यांची नगरे चाळीस वर्षे उजाड करीन; 
'राष्ट्रामध्ये विखरीन, त्यांस देशोधडीस 
,- १३ प्रमु परमेश्वर मणतो कीं चाळीस वर्षे 
मिसरी. लोकांची ज्या राष्ट्रांत पांगापांग 


111: 


. राज्य - झेडेड. १५ या ह्ल्के 


शक 
न 
१3 


सालटीं निघालीं, . तरी त्यानें जो खटाटोप केला त्याचा 
त्याला किंवा 'त्याच्या. सैन्याला योग्य भोबदला मिळाला 
नाही. १९ यास्तव प्रभु परमेश्वर . म्हणंतो, पाहा, 
बाबेलाचा राजा नबुखद्वेस्सर यास मी मिसरचा मुलळक्ष 
देन; तेव्हां तो ..त्यांचा समुदाय हिरावून नेईल, त्यानें 
ळटिळेळें. तो. छटील; ' त्यार्ने हरण केलेलें तो हरण 
करील, असा त्याच्या सैन्यास मोबदला मिळेल. 
२० त्याच्या श्रमाचा मोबदला म्हणून मी त्यास 
मिसरचा मुळख देईन, कारण हे श्रम त्यांनी मजसाठी 
केले, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. . 

२१ त्या दिवशी इद्लाएक घराण्यास शंग उगवे असें 
मी करीन, व त्यांच्यामध्यें तुझें तोंड उघडे असें करीन; 
तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर आहें. 


द८£६ 


यहेज्केल 





शै. पुनः परमेश्वराचे. वचन मळा प्राप्त झालें 


दिक मानवपुत्रा, संदेश देऊनःतांग, प्रभु पर- 

मेश्वर म्दतो, जळो. तो दिवस, असा हाहाकार 
कस.. हे; कारण दिवस. समीप आला. आहे; परमेथराचा 
हिवेत-आ्वेऊन रेपला आहे; तो अभ्रमय दिवस :आहे; 
सो बिघम्मांचा 'शासनदिन. आहे. ४ तेव्हा मिसर 


'पडतीक, तेव्हा. कुशांतील . लोकांस वेणा येतील 
मिसरांचा समुदाय हरण केल. जाइल; त्याचे पाये 
"मोहून. टाकितील, ५ कूशी, पूटी, ददी, सर्व मिश्र 
'खआतिं प्र कूवी, आणि त्यांजबरोबर : करारमदार . केलेल्या 
देशचे लोक त्यांसद्द तरवारीने पडतील 

६ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, . मिसर देशाला आधार 
देणारे लोक पडतील, त्यांच्या पराक्रमाचा तोरा उत- 


समजेल को मी परमेश्वर आहें... $ त्या. दिवशीं 
त्या निश्चित. कूशी लोकांला : घाबरवून -सोडण्यासाठीं 
मजकढीठ जासूद जहाजांत. बसून आतील; मिसरावर 


प्रसंम. आला तेव्हांच्याप्रमाणे त्यांस. वेदना - होती; 


कारण 'पाहा, तो प्रसंग येत आहे. . . 
५० प्रथु परमेश्वर म्हणतो, बाबेलाचा राजा-नंबुखद्र 


, १२९ मी नद्या कोरल्या 
करीन, ही भूमि विकून दुष्ट मनुष्यांच्या हाती देईन. 
द्ररक्यांच्या हातून हा देश व यांतठें सर्वे कांडी 
मी परमेश्वर दें बोल्लो आहें. 


अ« ३०५१-२६ 


द्रेशांतला कोणीहि यापुढें अधिपवि होणार नाही असे 
करीन; मिसर देश दहदातीने मरीन. . १४: मी पंश्रोस 
उर्जाड- करीन. सोअनास आग लावीन, .नो याला ' 
न्यायंदंड करीन. १५ मिसराचा दुग जो सीन त्यावर मी. 
आपल्या. क्रोचासीचा ब्रषोव करीन व नो. येथील :-लोक- 
ससुदायतःवा. उच्छेद करीन. १६ मी : मिसरास आग 
लाबीन;. सीन वेणा देईल, नो ठिन्नमित्न होईल, नोफा 





वर :तर. भरदिवसा. वैरी उठतील. १७ आवेन ब 


पी-बेसेथ येथील तरुण पुरुष . तरवारीने. पडतील; हीं 
नगरे जिकलीं जातील. १८. मिसऱयांनीं - घातलेळें जोखड 
मी. मोहून टाकीन. च त्यांच्या पराक्रमाचा गर्व जिऱेल 
तेव्हां. तहपन्हेस येथें दिवस . अंधारमय होईल, तें 
अभ्रानें . आच्छादिळें. जाहल, त्याच्या कन्या . बंदिवान 
होऊन : जातील. १९ या प्रकारें मी मिसरास न्यायदंड 
करीन; तेव्हां त्यांस समजेल-की मी परमेश्वर आहें. .. 

२८. तेव्हां .अकराव्या .वर्षी, पहिल्या महिन्याच्या 


सप्तमीस परमेश्वराचे वचन, मळा. प्रात झाले. कौ. २१ 


मानवपुत्रा, मिसरी राजा फारो. याचा. भुज: मी- मोडिळा 
आहे; पाहा, त्यास. पुनः .तरवार धरण्याची शक्ति:यावी 
म्हणून त्यास औषधोपचार; करून: पट्टी -बांधाबयाची- ती. 
क्रोणी. बांधिली नाहीं. ..२२ यात्त्तव प्रभु परमेश्वर म्हणतो, ' 
पाहा, मी मिसरी राजा :- फारो याच्याबिरुद आहें; 
त्याचा शाबूत व मोडका.. असे दोन्ही हात भी तोहून 
टाकीन, त्याच्या हातची तरबार गळेल असें मी करीन. 

२३ भी मिसर्‍्यांस राष्ट्रामध्ये. पांगवीन, त्यांना. देशो- 
धडीस ढाबीन, २४ मी बांबेलाच्या राजाचे भुज बळ- 
कट करीन, मी आपली तरवार त्याच्या हातीं देईन 

पण मी फारोचे भुज असे मोडीन कीं एकाद्या भयंकर 
घायाळ झालेल्या मनुष्याप्रमाणरें तो त्याजपुढे आक्रोश 
करील. २५ भी बाबेलाच्या राजाचे भुज बळकट करीन, 
आणि फहोचे भुज 'गळतीळ; मी मिसर देशावर उगा- 
रण्यासाठी. . बानेळाच्या राजाचे हातीं. तरवार. देईन 
तेव्हां त्यांस समजेळ कीं मी परमेश्वर आहे. २६ मी 
मिसऱ्यांस राष्ट्रामध्ये विखरीन,. त्यास देशोधडीस छावीन, 

तेव्ह त्यास समंजेळ की मी परमेश्वर आहें. 


अ है१:१-द२रः२ 


"7. '१ अकराव्या वर्षी, तिसऱ्या, महिन्यांच्या | सवे नाल्यानाल्यांतून- त्याच्या फांद्या मोहन पडत्या 


त्याचां लोकसमूह यांस विचार कॉ तू मोठेपणानें कोणा- 
समान आहेस ? २ पाहा, अश्यर हा लबांनोनाचा एकं 
गंधसरू असून त्याला सुंदर फांद्या फुटल्मा, त्यांची छाया 
गदे झाली, तो उंच वाढून त्याचा. शेंडा मेघमंडळास 
जाऊन भिडला. ४ पाण्याने त्याला पोशिळें, जळाशयानें 
त्याला वाढबिळें, त्यांतून - निघणारे : प्रवाह लागवड 
केडेल्या- सर्व मळ्यांत ' खेळतं . असंत; आणि त्यांचे पाट 
बर्मातेल्या सर्व झाडास जोऊनं. पोहचत भेसंत. ५ यास्तव 
बंनांतल्यां सवे झाडांहून त्याची उंची मोठी झाली. 
यांथ्यांच्या विपुलतेनें. त्याला: फांद्या. फार फुटल्या व 
त्याच्या ढंहाळ्या लांबवर पसरल्या. ६ आकाशांतीळ 
सर्व पाखरे ' त्यांच्या फांद्यांफारयांनीं . घरटी 


वनपफ्यु : त्यांच्या फांद्यांमध्ये गेतात;. १४ पाण्यानजीक 
लाबिलेल्या कोणत्याहि - शृक्षारने आपल्या उंचीमुळे गवे 
करूं नये, आपल्या शेंच्याने मेघभंडळांस . भेदूं नये, 
पाण्याने पोसलेल्या ब्ृक्षानें आपल्या उंचीमुळे स्वतांवर 
मित्तत ठेवूं नये, म्हणून हें घहऩ भाले आहे; कारण 
त्या सर्वांस मृत्यूच्या, अथोलोकाच्या त्वाधीन करण्यांत 
आलें आहे; ज्या गर्तेत मानवपुत्र जातात. तींत त्यांसहि 
जावयास लाविटें आहे. 

५ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, ज्या दिवशीं तो अथो- 
छोकीं. गेला त्या दिवशीं मी विलाप करविला; त्याच्या- 
साठीं मी जठनिधि झाकिला, त्याचे. प्रवाह बंद केले, 
; त्याच्यासाठी मीं लबानोनास काळें 


असे लवानोनाचे रक्ष समाधान पावले. 
राष्ट्रॉपैकी त्याच्या छायेला बसभारे त्याचे साहाय्य 


| 
१ 
क॑ तेहि त्यासह तरवारीने ठार. ' केलेल्यांमध्यें 


असंख्य फांदया फुटे देऊन एवढें सुंदर केळे होतें कॉ । अथोलॉकॉ गेले. 


देवाच्या एदेन बांगेलोत 'सर्वे झाडें त्याचा हेंवा करीत. 

':* . १० ह्यास्तव प्रमु परमेश्वर म्हणतो, त्यानें आपणाला 
उंच केलें आहे, आपल्या शेंब्यानें त्यानें मेघमंडळास 
मेदिळें आहे, तो उंच झाल्यामुळें त्याचें मन उन्मतत 
झाळें आहे; ११ म्हणून मी त्यास एका बलिष्ठ राष्ट्राच्या 
स्वाधीन करीत; तो खात्रीनें त्याचा समाचार घेईल. 
'त्याच्या दुष्टतेमुळे. मीं. त्यांचा त्याग केल आहे. 
१२ अन्ये राष्ट्रांतल्या. भर्यकर परक्या ठोकार्नी त्यांला 
छेदून टाकिले, व फेकून दिटें: त्याच्या . डहाळ्या 
थर्वतांवर व सवे खोऱ्यांत पडल्या आहेत; देशांतल्या 


१८. तू वैभवाने व मोठेपणाने एदेनांतल्या वृक्षा- 
पैकॉ कोणाच्या तोडीचा आहेस १ तुला तर एदेनांतल्या 
बृक्षांसह अधघोलोकी ठोटितीठ आणि - तरवारीने ठार 
झालेल्यांसह बेसुंत्यांमध्ये तू. पहून राहशील. फारो 
व त्याचा लोकसमूह यांची अक्ी गति होईल, असें प्रमु 
परमेश्वर म्हणतो. 

१ श्याराव्या वर्षी, बाराव्या महिन्याच्या 

शे २ प्रतिपदेस परमेश्वराचे वचन महा प्राप्त झालें कीं 
२ मानवपुत्रा, मिसर देशाचा राजा फारो 
यांजविषयीं विलाप कर; त्याळा सांग, राष्ट्रांमध्ये तुला 


टड्डड 


यहेज्केल 


अ० ३२९२-२५. 





तक्म सिंहाची उपमा दिली होती, तरी तूं महानदांतल्या 
मंगरासरमान आहेस; तू आपल्या नद्यांत उसळ्या 
मारिल्या, आपल्या . पायांनी पाणी गढूळ केलें, व 
त्यांच्या सर्व. नद्यांची घाण केली. ३ प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, मी बहुत राष्ट्रांच्या द्वारे तुजवर आपलें जाळे 
टाकीन; ते. तुला माझ्या जाळ्यानें बाहेर ओहून 
' काढितील. ४ मौ तुला जमिनीवर सोडून देईन, 
उघल्या मैदानांत तुळा फेकून देईन, आकाझांतील सवे 
पाखरे तुजवर बसतील असें करीन, सवे पथ्वीवरीळ 
वनपद्यंची तुझ्या मांसानें तूसि करीन, ५ मी पवेतांवर 
तुझें मांस ठेवीन, तुझ्या धिप्पाड देहाने खोरी भरीन 
६ तुझ्या रक्तप्रवाहाने देश बुडवून टाकीन, तो 
पर्वताला जाऊन लागेल, सवे नदीनाले तुझ्या रक्ताने 
भरतीलं. ७ मी तुला नष्ट करीन तेव्हां. मी आकाश 
झाकीन व त्यांतील तारे निस्तेज करीन; . मी सूर्य 
मेघाच्छादित करीन, चंद्र प्रकाह देणार नाहीं. ८ मी 
आकाशांतील सवे ज्योति तुझ्यावर निस्तेज करीन, 
मी तुझ्या देशावर काळोख आणीन, असें. प्रभु परमे. 
श्वर. म्हणतो. ९ जीं राष्ट्रे, जे देश तुझ्या ओळखीचे 
नाहींत, त्यांत मी तुझ्या निःपाताचें व्रृत्त प्रसिद्ध करीन 
तेव्हां मी बहुत राष्ट्रांचे मन उद्रिभ करीन. १० अनेक 
राष्ट्र तुला पाहून भयचकित होतील असें मी करीन; 
मो आपली तरवार त्यांच्या राजांसमोर परजीन, तेव्हां 
ते थरथर कांपतील; तुझ्या पतनाच्या दिवशीं आपल्या 
जिवाच्या भीतीने त्यांचा क्षणोक्षणी थरकांप 
होईल. ११ कारण प्रभु परमेश्वर म्हणतो, बाबेलाच्या 
राजाची तरवार तुजवर येईल. १२ वीरांच्या. तरवारींनीं 
मी तुझा लोकसमूह पाढीन; ते सर्व राष्ट्रंतळे 
भयंकर पुरुष आहेत; ते मिसराचा गवे हरण करितील 
त्यांच्या सवे लोकसमूहाचा विध्वंस होईल. १३ महा- 
जलांजवळील त्यांच्या सवे गुरांढोरांचा मी उच्छेद 
करीन; यापुढें कोणा मनुष्याच्या पावलाने किंवा गुराच्या 
खुरानें तीं गढूळ होणार नाहींत. १४ तेव्हां मी त्यांचे 
जलाझ्यय स्वच्छ करीन, त्यांच्या नद्या तेलाप्रमाणें 
वाहत्या करीन, असें प्रमु परमेश्वर म्हणतो. १५ मी 








देशांतील सवे रहिवाऱ्यांस मारून टाकून त्या 
देशाचे अरण्य करीन व देझांतलें सवे कांदीं . नाहींसें 
कलरूमः:तो उजाड करीन, तेव्हां त्यांस समजेळ:-की :मी 
परमेश्वर आहे. . १६ हे विलापगीत लोक. शोकप्रवक' 
म्हणतील; राष्ट्रांच्या कन्या. ते शोकपूर्वक म्हणतील; 
मिसर देश. व: त्यांतील सर्वे लोकसमूह यांसाठी ते 
शोकपूरबैक म्हणतील, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. . न 
- -१७ बाराव्या वर्षी, महिन्याच्या पौर्णिमेस परमे- 
श्वराचें. वचन मला प्राप्त झाळें की, १८. 'मानवधुत्रा, मिसरी 


प्रख्यात राष्ट्रांच्या कन्यांस गतत . उतरणाऱ्यांबरोबर 
अघोलोकीं ळोढून 'दे. १५९ .- तूं. सौंदर्याने . कोणापेक्षां 
वरचढ आहेस. १ चल, . खालीं उतर, आणि बेसुंत्यां 
बरोबर. जाऊन पड, २९० तरवारीने वघिलेल्यांमध्यें 
ते. पडतील; तिला तरवारीच्या हवाली केलें 
आहे; तिठा व तिच्या सवे . समूहास ओढून न्या. 
२१ वौरांमध्यें जे प्रमुख ते त्यांजबरोबर व त्यांच्या 
साहाय्यकर्त्यांबरोबर . अश्नोलोकांतून बोलतील; ते. खालीं 
उतरे आहेत; द्वे. बेंती तरवारीने. वघ पावून. तेर्थे 
पढळे आहेत. २२ असार व त्याचा सवे समुदाय. तेथें 
आहे; त्यांच्या. कबरा. त्याच्या कबरेसभोवतीं आहेत; 
ते. सवे तरवारीने वध पावून तेथें पढळे आहेत; 
२३ त्यांच्या कबरा गर्तेच्या अगदीं तळाशी आहेत; 
त्याच्या कबरेसभोवतीं त्याचा ससुदाय आहे; जीवेतांच्या 
भूमीस ज्यांनीं दहदत घातली ते सर्वे वध 
पावले आहेत, तरवारीने पडळे आहेत. २४ तेर्थे 
एलाम आहे व त्याच्या कबरेसभोवतीं त्याचा सवे 
ससुदाय आहे; जे जीवंतांच्या भूमीस दहदत घालीत 
ते सवे व पावले आहेत, तरवारीने पडले आहेत;. 
ते बेसुंती अघोलोकीं गेळे आहेत; गर्तेत उतरणाऱ्यां- 
बरोबर ते अप्रतिष्ठा पावले आहेत. २५ त्यांनीं त्याज- 
साठीं वं त्याच्या सर्वे समुदायासाठीं वघिलेल्यांमर्ध्ये शय्या 
तयार केली आहे; त्याच्याभोवतीं त्यांच्या कबरा आहेत; 
ते सवे बेसुंती इसम तरवारीने ठार झालेळे आहेत; त्यांनी 
जीवंतांची भूमि दहदातीर्ने भरली म्हणून ग्रतैत उतर- 


८८९ 


भंड '३२९:२५-दे३ेः १२९ 





औवंतांच्या- भूमीवर दहशत घातली तरी. तो व॒ त्याचा 
शर्व लोरूसमूह यांस बेसुंती लोकांमध्यें तरवारीने वघि- 
डेल्यांबरोबर ठेविलें आहे, असें प्रमु परमेश्वर म्हमतो. 






काप 


गी, 


। 


0 हई 


अहेज्केल 


म्हणून तरवारीने येऊन त्याला नेलें, तर त्याचें रक्त 
त्याच्याच डोक्यावर राहील. ५ शिंगराचा शब्द ऐकून तो 


त्योच्या | सावध झाला नाहीं म्हणून त्याचें रक्त . त्याच्याच डोक्या- 
"भरिंली' | तो सावध झाला असतां तर त्यानें आपला 


७ तर हे. मानवपुत्रा, . मी - तुला इत्वाएल- 
घराण्याचा पहारेकरी नेमिटें आहे; म्हणून ते. माझ्या 
वचन ऐकून माझ्या वतीनें त्यांस सावध कर. 


नी 

अर 
र 
व 
रै 
व 


र 


आम्हांवर आहे व त्यामुळें आम्ही क्षय 
» आम्ही कसे जगणार १ ११ त्यांस सांग, 


ही... 


करीळ तर त्याची धार्मिकता त्याला युक्त करणार नाही; 


आणि । आणि दुर्जन आपल्या पापमागोवरून मागें फिरेल तर 


त्याच्या. दुतेमुळें त्याचें . पतन होणार नाहीं; तसेच 


<९० 








_ क॑ लागला तरः तो आपल्या घार्मिकते- 
खुळें वांचणार नाहीं: १३ मी कोणा धोर्मिकास 
उदणालों कीं तू खास वांचक्तील, आणि त्यानें आपल्या 
बार्मिकतेवर भिल्त ठेवून दुष्कर्म केलें तर त्याची सर्व 
धार्मिकता जमेस धरण्यांत . येणार नाहीं; :त्यानें केलेल्या 
दुष्कर्मासुळे तो मरेलव. १४ त्सेच मी - कोणा 
दुजेनास म्हणाला की तं. मरझीलच;. तो आपल्या 
पांच्या मागोवरून मागे. फिरून नीति व न्याय आच- 
रील; १५ तो दुर्जन गहाण परत करील, हरण केलेलें 
थरत देईल, आणि कांहीएक अधम न करितां जीवनाच्या 
नियमांप्रमाणे 'वाळेळ तर तो जगेलच, मंरावयाचा 
नाहीं. १६ त्याने केलेली सवे पातके त्याच्या 
हिशेबी धरिली जाणार नाहींत; नीतीने व. धार्निकतेनें 
यबागत असल्यामुळें तो जगेलच.. १७ तरी. तुझे. बांधव 
म्हणतात, प्रभूचा मागे नीट नाहीं; 'पण' त्यांचेच मार्ग 
नीट नाहींत. १८ कोणी धार्निक आपल्या. धार्मिकतेस 
सुकून पाप करू लागला तर त्यामुळे तो मरेलच. 
१९ तथापि दुर्जन आपर्ळे दुराचरण सोहून नीतीने 
ब न्यायानें वागला तर त्यामुळें तो बांचेल. २० तरी 
थण तुम्ही म्हणतां कीं प्रभूचा मागे नीट नार्ही; 
अहो. इद्लाएल वंशजांनो, मी तुमचा प्रत्येकाचा न्याय 
_ सुमच्या मागोप्रमाणे करीन. 

२१ आमच्या बंदिवासाच्या . बाराव्या वर्षी, दहाव्या 
महिन्याच्या पंचमीस यरठालेमाहून एक्र मलुष्य सुटून 
पळून आला, आणि त्यानें सांगितलें कीं नगराचा नाश 
झला आहे. २२ तो पळून आलेला मनुष्य येऊन 
पोहचला त्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळीं परमे- 
श्वराचा वरदहस्त मजवर आला होता; तो मनुष्य सकाळी 
मजकडे. आला तो देवाने. माझें तोंड उघडिलें होतें. 
माझे तोंड उघडले होतें; तेव्हां मी कांहीं मुका नव्हतो. 
२३ तेव्हा परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें की 





२४ मानवपुत्रा, इत्चाएल देशाच्या उजाड झालेल्या श्‌ 


अदेशांत राहणारे असें म्हणत आहेत कीं अब्राहाम एक 
असून त्याला या देशाचें वतन मिळाळें, आम्ही तर 
बहुत. आहों आणि देश आम्हांस वतनादाखल दिल 





अ० ३३४:५१२-३४४२ 








आहे; २५ यास्तव यांस सांग, प्रभु .परमेश्वर. असें 
म्हणतो की. तुम्ही रक्तासहित मांस खातां; आपल्या 
| मूर्तीकडे डोळे लावितां आणि रक्तपात करितां; असे 
जे तुम्दी त्या. तुम्दांस या देशाचे. वतन. मिळेल... काय 4 
२६ तुम्ही आपल्या तरवारीवर “भरवसा ठेवून अमंगळ 
कर्म करितां, आपल्या शेजाऱ्याची खत्री भ्रष्ट. करितां; 
अशा तुम्दांस या देशाचे वतन मिळेल. काय ई २७ तूं 
त्यांस . सांग, प्रसु परमेश्वर असें म्हणतो, माझ्या 
जीविताची झृपथ, उजाड झालेल्या प्रदेशांत राहणारे 
तरवारीने पडतील, उघल्या मेदानांत असलेल्यांस मीं 
बनपश्लूंा खावयास देईन, दुर्गीत व गुहांत राहणारे 
मरीनें मरतील. २८ मी हा देश. ओसाडी व विस्मय 
यांचा विषय करीन, त्यांच्या सामथ्यीचा गवे जिरेल, 
इ्लाएलाचे पर्वत वैराण. होतील, कोणी त्या वाटेने 
जाणार नाहीं. २९ . त्यांनी केलेल्या सव अमंगळ 
कृत्मांमुळें मी देश ओसाडी व विस्मय. यांचा विषय 
करीन, तेव्हां त्यांस समजेल की मी परमेश्वर आहें. 
३० हे मानवपुत्रा, तुझे बांधव भिंतींजवळ, दरवाजां- 
जवळ तुझ्याविषयी बोळत आहेत; एक दुसऱ्याला, भाळ 
भावाला, म्हणतो, चला, परमेश्वराकडून काय वचन 
आलें तें ऐकू या. ३१ जनसभेंतल्याप्रमाणें ते तुजकडे 
येऊन माझ्या लोकांच्या रीतीप्रमाणे तुजपुढें बसतात, 
ते तुझी. वचनें ऐकतात, पण त्यांप्रमाणे चालत नाहींत; 
ते तोंडाने गोडगोड गोष्टी. बोलतात पण त्यांचें मन 
लोभवश काळं आहे; ३२ आणि पाहा, एकादा मधुर 
कंठाचा व वादे चांगलीं वाजविणारा प्रेमगीत' गातो 
तसा तै त्यांस वाटतोस कारण ते तुझी वचनें ऐकतात 
पण त्याप्रमाणें चालत नाहींत. ३३ तरी पण हे घहून 
येईल, ( पाहा, ते. आतां घडत आहे, ) तेव्हां आप- 
ल्यांत एक संदेष्टा होता असें त्यांस समजून येईल. 
१ परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं 
९४ २ मानवपुत्रा, इख्वाएठाच्या मेंढपाळांविस्द तू. 
संदेश देऊन त्यांस सांग; प्रभु परमेश्वर असें 
म्हणतो : जे इल्लाएलाचे मॅढपाळ आपणव चरतात 
त्यांस घिकार असो ! मेंढपाळांनीं कळपांला चारावें कीं 


८९१ 


गळ देकार-२६ : 


ह १३ तुः्ही मेंढरांचें मदे खातां, त्यांच्या लोकरी 
चज. वापरितां; -त्यांतली “लढत. पाहून : कामितां 





"६. "७ 


श्ाव ::आंधीत : नाहीं, : घालवून दिलेल्यास...परतःः>आणीत . 


मेंड्याळ नसल्यामुळें त्यांची- दाणादाण : झाली; - तीं -सवे 


१8३78 
॥.000:8.7 


र्ग 
ब्र 


शोध * करीन; त्यांस तमी हुडकीन. 


त्यांस स्वदेशी परत आणीन; मी इव्यएलाच्या पवेतां- 





वर्‌; नाल्यांजवळ- व देशांतल्या . सर्व. वसतिस्यानांत 


 त्यांव: चारीन. १४ मी त्यांस . चांगल्या चरणींत 


ज्यादीन; त्यांची चरण इस्नाएलाच्या उंच: पहाडांवर होईल; 
ते तेर्थे: चांगल्या चरणींत .बसंतील, 'इल्लाएलांच्या 
पवेतांवर त्यांस उत्तम -चारा. मिळेल. १५-मी. स्वतः 


साझा कळंप चारीन व..त्यांची निनण्याबसण्यांची- सोय 


करीन असें. प्रभु परमेश्वर. म्हणतो. .१६ मी . हरवठेल्यास 
शोधीन, . हाकून दिंलेल्यास परत :आणीन, : घायाळास 
पट्टी बांधीन, रोग्यास बळ देईन; पण लह व बलिष्ठ 
यांचा . मी नाश करीन;. त्यांस मीः यथात्याय चारीन.. 
५७ प्रभु परमेश्वर भ्दणतो, माझ्या कळपा, तुमचें असें 


। होईल; मरी. . मेंढरांमेंढरांमध्यें. री एडकक्‍्यांबोकडांमध्यें 


निवाडा करीन. १८ तुमी -चांगळा चारा: खोळन शेष. 


' राहिळेला फ़यांनीं तुडवितां; तुमदी स्वच्छ पाणी .पिऊन 

राहिलेळें पायांनी गढूळ करितां, हें कांहींच- नाही. 'भर्से 
तुम्हांला. वाटतें. काय १ १९ माझीं मेंढरे तुमच्या 
- पायांनी तुडविळेला चारा खातात व तुमच्या . पायांनी 


गढळ झालेलें पाणी पितात. * 

२० ह्यास्तव प्रभु परमेश्वर त्यांस म्हणतो, पाहा, मी, 
मीच पुष्ट पु द रोड पशु यांमध्यें निवाडा करीन... 
२१ अडक्तांस तुम्ही आपल्या अंगाने व खांद्यारने घके 
देता. व आपल्या एिंगंनीं हुंदहून हाकून देतां; 


: | २२ म्हणून मो आपल्या कळपाचा. बचाव करीन, म्हणजे 


ते इतःपर दुसऱ्याचे भक्ष्य होणार नाहींत; भो. मेंढरां- 
मेंढरांमध्यें निवाडा करीन. २३ त्यांवर मी एक मेंढपाळ: 
नेमून त्यांस चारीन; तो कोण तर माझा सेवक. 
दावीद; तो त्यांस चारील; तो त्यांचा. मेंढपाळ. 
होडेळ. २४ मी परमेश्वर त्यांचा देव. होईन, व 
त्यांच्यामर्ध्ये माझा सेवक दावीद अधिपति होईैठ; मी 
परमेश्वर हॅ बोललो. आहे. २५ मी क्षेमवचन देऊन 
त्यांजवरोबर करार करीन, देशांतून दुष्ट पशु नाहींतसे 
करीन म्हणजे मग ते रानांत निभेय असे राहतील व 
जंगलांत झोप घेतील. २६ मी त्यांस व. माझ्या डोंगरा- 
भोवतालच्या स्थळांस मंगलदायक करीन; पाऊस योग्य 
क्ुतूंत पडेळ असें मी करीन; मंगरलदायक वृष्टि होईल. 


८९२ 





४३४: 


- देव भाहें; असें प्रभु परमेश्वर म्हमत्तो....... : -.: 


२.९ असें ::.२ मानवपुत्रा, .:खेईर' डोंगराकडे आपलें 
तोंड. कर: व त्याविदद संदेश. दे; ३ त्यास 


आणि इक्लाएठ लोकांवर संक्रर आलें तेव्हां, त्यांचा.- पाप- 
मूलक अंतसमय आला तेव्हां, त्मंस वरवारीच्या धारेच्या 
इवालीं केलें; ६ म्हणून . प्रभु परमेश्वर म्हणतो, माझ्या 
जीक्रिताची शपथ,-.. मी.. तुह्या रक्तपाताची तयारी 
करीन, व॑ रक्तपात तुझा : पिच्छा पुरवील; तु. रक्तपाता- 
विषयीं नापसंती . दाखविळी नाहीं. -म्हणूंन रक्तपात 
तुक्या पाठीस. लागेल. . ७ भी -सेईेर डोंगर उद्‌घ्वस्त व 
वैराण-करीन;- त्यांत येणार्‍्याजाणार्‍यांचा उच्छेद करीन. 
८ त्याच्या वघिळेल्या: लोकांनीं मी. त्याचे डोंगर ञ्यापून 


८९३ 





भः 


अ० ३े७२०-देदेड 


नाहींत; तेव्हां 


१% 


>? 
ळ 
श्या 


नि. 
१12. 


तुमच्यासंबंधाने झत्चु म्हणतात, - अहा ! हीं. प्राचीन 
उंच स्थळें आमच्या ताब्यांत आलीं. आहेत; ३ म्हणून 
संदेश देऊन सांगा कीं प्रभु परमेश्वर म्हणतो, त्यांनी तुम्हांस 
लोकांचा" तुम्हांवर :ताना असाता;-म्दणून त्यांनीं:. तुम्हांस 
तोंडीं झाळें आहे व त्यांस. तुम्ही. तिडेचा;बिषय झालो 
आहां. ४ यास्तव इल्लाएलाच्या पर्वतांनो, प्रभु.परमेश्वराचें 


अर दैदाश-रभ 





ऱ्भ ; 


हि... 
डु ह भी 


पा 


आपल्या 


17. मई! 
:1111 


य ; ब्भ द क ठा: 
बै 


1) 


लोक, तुम्हांवर पुनः येजा करितील. असें मी करीन; ते 
तुमचा ताबा घेतील, तुम्डीं त्यांचें वतन व्हाल, तुम्ही 
इतःपर त्यांस अपत्यहीन करणार नाहीं. १२. प्रभु पर- 
मेश्वर म्हणतो, ते तुम्दींस म्हणत कीं तूं मनुष्यभक्षक 
देश आहेस, तू आपल्या राष्ट्रास अपत्यहीन केलें आहे; 
तर तर त वाड मश भवायाह? गीत मपल्या 
._ १ मुळांत: तुझा 


क स्व - मलिनता व ळक 


८<९्ड 


णार नाही. राष्ट्रांनीं केलेली अप्रतिष्ठा तुल 'सोसाची 
ांगणार नाहीं; क आपल्या राष्ट्रापुढें अडयुळा ठेवणार 
१६ परमेश्वराचे वचन मला पुनः प्राप्त झारे की, 


् आहें; | राहिळें तेव्हां त्यांनीं आपल्या आचाराने व कृतीनी तो 


ख्रीच्या विंटाळाप्रमाणें होता. १८ त्यांनी देशांत रक्त- 
पात. केला व. आपल्या मूर्तींनी तो भ्रष्ट केला, म्हणून 
मी. देशावर आपल्या संतापाचा वर्षांव केला; १९ मीं 


त्यांची राष्ट्रांमध्ये पांगापांम केळी, देशोदेशी त्यांची 


दोंणादाण झाली; त्यांच्या आचाराप्रमाणें च कृतींप्रमाणें 
मी त्यांचा न्याय केला. २० ज्या ज्या देशांत ते गेलें 
तेथें त्यांनी माझ्यां* पवित्र नामास बट्टा लांविलो; लोक 


हे त्याच्या देशांतून बाहेर निघाळे आहेत; २१ परंतु. 


; | जपलों. २२ ह्याकरिता इक्लाएळ घराण्यास सांग-की, प्रभु 
9» परमेश्वर म्हणतो, है इक्षाएल घराण्या, भी ह तुम्हा- 


मातला पावेत मागास. बहा. कवि. आगत "माह्या 
नामाप्रीत्य्थ मी हें करीत आहे. २३ तुम्ही माझ्या 
थोर 'नामास राष्ट्रांसमोर नद्ट स्ाविल्यामुळें त्या राष्ट्रांनीं 
माशें नाम अपवित्र मानिळें, तें तीं पवित्र मानितीठ 
असे मी. करीन; आणि त्या ' राष्ट्रांच्या देखत 
तुमच्या ठायी मला पवित्र मानितील तेव्हां राष्ट्रास 
म्हणतो. २४ कारण मी” तुम्हांस राष्ट्रातूल काहून 
आणीन, सवे देशांतून मी तुम्हांस जमा करून 
तुमच्या - देशांत आणीन. २५ .मी तुम्हांवर घड 
पाणी. शिंपडींन, म्हणजे तुमी द व्हाल; तुमची 





_ करीनः २६ मी तुम्दांस. नवें हृदय 
देडेन, :- तुमच्या ठायी. नवा. आत्मा घालीन; तुमच्या 
वेह्मंतून : पाषाणमय हृदय काढून टाकीन. व तुम्दांस 
मसमय : हृदय देईन. २९७ मी तुमच्या ठायी माझा 
आत्मा 'घाठींन आणि तुम्ही माझ्या नियमांनी चालाल 
मोझे. निर्णय: : पाळून'. त्यांप्रमाणें आचरण: कराळ असें 
मी”करीने, २८.मीं तुमच्या पूर्वजांसं दिलेल्या देशांत 
तुम्ही. 'वेस्ती कराल; आणि तुम्ही माझी प्रजा व मी 
तुमचा देव असें होहेल. २९ मी तुमच्या सवे मलिनते. 
पासून तुम्हांस मुक्त करीन; भी धान्यावर हुकूम करून 
त्याची विपुलता करीन, तुम्हांवर दुष्काळ : आणणार 


नाहीं. ३० वृक्षांची फळें व शेतांचा उंपज यांची पद्धि 


मी करीन, म्हणजे राष्ट्रांमध्ये तुम्हांस यापुढें दुष्काळा- 
मुळे. : होणारी. बिटंबंना भोगावी लागणार नाहीं 
३१ तुझहदांस आपल्या दुष्कर्माचें व अनाचाराचें स्मरण 
होई, तुमचे अधर्म. व अमंगळ कृत्यें यांसुळें तुमचा 
तुम्ढांलाच बीट वाटेल. ३२ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, हें 
सी तुम्हांमीत्ये्थ करीत नाहीं हे तुम्हांस ठाऊक असू 
थ्या; हे इल्लाएल घराण्या, तुम्ही आपल्या आचाराविषयीं 
ळजित व फजीत व्हा. ३३ प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
मी तुमचा सर्वे अधर्म घालवून तुम्हांस स्वच्छ 
करीन, तेव्हां नगरे वसतील व पडीत जागा बांधण्यांत 
येतील असे मी करीन. ३४ आल्यागेल्यांस वैराण 
दिसणारा प्रदेश नांगरण्यांत येईल. ३७. तेव्हां लोक 
म्हणतील, ही भूमि वैराण झाली होती ती आतां एदेन 
बारोसारखी झाली आहे; ओसाड, उजाड व. उद्‌ध्वस्त 
झालेल्या नगरांची तटबंदी होऊन त्यांत वस्ती झाली 
आहे. 
राहतील त्यांस समजेल कीं मी परमेश्वर उदध्वस्त 
झालेलीं स्यानें बांधून काढितों, उजाड झालेल्याची 
लागवड करितों; मी परमेश्वर जें बोललो आहे तें 
करीनच. 

३७ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, आणखी मीं असें करावें 
म्हणूम इल्लाएल घराण्यास माझी विनवणी करणें भाग 
पडेल; कळपाप्रमार्णे मी त्यांत म्रनुष्यांची ब्रुद्धि करीन. 


तुम्हांत 
६मी 
म्हणजे 


३६ जीं राष्ट्रे तुमच्यासभोवती निभावून | लेल्यांवर 


अ०:३ेद२५-३७१% 


३८.-यवित्र यज्ञपशंचा कळप, यरुशलेमांतील : सणांचा 
कळप याप्रमाणें -ओसाड नगरे मनुष्यांच्या. . केळपांनीं. 
भरून: :: जातील; तेव्हां त्यांस समजेल कीं: ग्री 
परमेश्वर आहें. 
$- परमेश्वराचा वरदहस्त . मजवर आला; 
३७७ मत “परमेश्वराच्या आत्म्याची स्फूति होछने 
त्याने: उचलिळें व खोऱ्यांत नेऊन ठेविले, तेथे: 
अस्थिसर अस्थि होत्या; २ त्याने मला त्यांमधून 'चोहोंकहॅने 
फिरबिळें-तों. पाहा, त्या खोऱ्याच्या जमिनीवर पुष्कळ 
अस्थि होत्या; त्या अति शुष्क होत्या. ३ मगं तों 
मला म्हणाला, मानवपुत्रा, ह्या अस्थि सजीब होतील 





ऐका: ५ प्रभु परमेश्वर या अस्थींस म्हणतो. व्‌दाः 
श्वास घालितो : म्हणजे तुंम्ही सजीव : व्हाल, 
तुम्हांला स्नायु लावीन, तुम्हांवर मासं चढवीन 


तुम्ही सजीव व्हाल; आणि तुम्हांस संमेजेल की 
मी परमेश्वर आहें. ७ मला आज्ञा झाली त्याप्रमाणे मीं 
संदेश दिला; भी संदेश देत असतां. आवाज झालो; आणि 
पाहा, भूकंप होऊन. अस्थींला- अस्थि *. लागून 
जडल्या. ८ मग मीं पाहिळें'तों त्यांवर स्नायु आले, मांस 
चढलळें, त्वचेनें त्यांस आच्छादिळें, पण त्यांत श्वास अगदीं 
नव्हता. ९ तेव्हां तो मला म्हणाला, वॉऱ्याला संदेश दै; 
मानवपुत्रा, वाऱ्याला संदेश देऊन सांग कीं प्रभु परमेश्वर . 
म्हणतो, हे वाऱ्या, तूं. चोहों दिशांनी ये व या वघि- 
वर फुंकर घाळ म्हणजे ते. सजीव होतील. 
१० मला आज्ञा झाल्याप्रमाणे मीं संदेश दिला, तेव्हां 
त्यांत श्वास येऊन ते सजीव झाले व “अतिशय मोठें 
सैन्य आपल्या पायांवर उभें राहिलें. ११ तेव्हां तो 
मला म्हणाला, मानवपुत्रा, ह्या अस्थि म्हणजे सारें 
इद्लाएल घराणें होय; पाहा, ते म्हणतात, आमच्या 
अस्थि थुष्क झाल्या आहेत, आमची आज्ञा नष्ट झाली 
१ अथबा: आत्याठा अथथा श्वासाला 


८९५ 


गॅ०३७११-वेट 





आहे;.आओमचा. साफ उच्छेद झाला आहे; १२. म्हणून 
_ संदेश देऊन त्यांस सांग, प्रमु :पंरमेखर .म्दणतो. 
माझ्या: लोकांनो, पाहा, मी. तुमच्या करा. उघडीन 
तुम्डांस आपल्या कबरांतून बाहेर काढून इ्मएळ देशांत 
आश्रीन. . :१२- माझ्या :डोकांनो, .मी तुमच्या कवरा 


तुक्‍च्या देशांत .. वसवीन;... तेव्हा मीः: परमेश्वर 


शमाथ्या हातीं -असळेळा :योसेफाचा ढल्पा व 
लोक्ती इत्लाएळ बंशज यांस घेऊन महूदाच्या ढलप्याशीं 
जोडून त्यांचा एक ढल्पा मी करीन, म्हथजे ते माझ्या 
हातांत.. एकजीव होतील.. २० मग ज्या ढलप्यांवर 





स्करणीय वस्तूंनी व॑ आपल्या कोणत्याहि पातकांनीं 
आपणांला विटाळविणार नाहींत; त्यांनीं... आपल्या 


सर्व निवोसस्थानीं पाप केलें त्मा. सर्वांतून त्यांस 


सोडवून मी शद्ध करीन; म्हणजे ते माझे लोक व मी 
त्यांचा देव असें होईल.. २४ माझा सेवक - दावीद त्यांज- 
वर राजा: होईळ,: त्या सर्वांचा एकच मेंढपाळ : होईल; 
ते. माझ्या .निणेयांप्रमार्णे चाळदील . आणि माझे नियम 
पाळून त्यांप्रमाणे वर्ततील. २५ जो देश माझा सेवक 
याकोब.. यास मी दिला व ज्यांत तुमचे पू्वेज राहत 
असत त्यांत ते वस्ती करितीड;. तेथें ते व त्यांचे पुत्र- 
पौत्र सर्वेकाळ बस्ती. करितील; माझा.. सेवक दावीद 
त्यांजवर सवेकाळचा अधिपति होडेलळ. २६ आणखी मी 
त्यांजबरोबर शांततेचा.. करार करीन, तो करार सवेकाळचा 
होईल; मी. त्यांस वसवीन, त्यांची संख्या वाढवीन 
आणि सवेकाळ राहील असें. माझे पवित्रस्थान त्यांच्यामध्यें 


व. | परमेश्वर आहें. 


परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें की. 
श्ट २ मानवपुत्रा, मागोग देशांतील गोग, जो 
*-__ रोश, मेजलेख व तुबाल यांचा अधिपति, त्याज: 
कडे आपलें मुख करून त्याजविरूदध संदेदा दे; २ त्यास 
सांग, प्रभु परमेश्वर म्हणतो, पाहा, अरे गोगा, रोश, 


म्हणतो, | मेक्षेख व॒तुबाळ यांच्या अधिपति, मी तुजविरुद्ध 


आहे. ४ मी तुला पळ काढावय़ाला लावीन; तुझ्या 
जाभाढांत गळ टोचून तुला बाहेर काढीन; तुझें सर्व सैन्य, 
घोडे व स्वार यांस बाहेर काढीन; सवे जण सुंदर पोशाख 
ल्याळेले, कवच व ढाल धारण केलेले, तरवारी परजणारे 
अर्ञांचा तो मोठ समूह आहे; " त्यांसह ढाल व शिरस्राण 


धारण केलेले पारस, कूश व पूट, ६ गोमर व त्याचा सेनासमूई, 


१ पाठभेद! घमंभ्रतेमध्यें 


यहेज्केल 


अ० ४८२६-३९; 





अलदी< स्तरेकदीलः::तोमार्माचे - घराणें - च. त्याचा . सवे 


येनासंमूह, .तखेत्र अनेक जातींचे. लोक-* यांस तुजसह 


बाहेर काढीन. 

: 'छतूं व तुझ्य़ा पक्षाकडे जमा झालेले सर्वं समूह असे 
तुम्ही . तयार .व्हा, तयार व्हा; तूं त्यांचा नायक हो 
*ड बहुत दिवसःलोटल्यावर तुझा समाचार घेण्यांत: येईल: 
श्ञेत्टल्या वर्षी जो. देश. .तरवारीपासून बचावेल व ज्या 
"-दवे्यांत अनेक' राष्ट्रात जमा केलेले लोक पुन:पुनं: उद्‌. 
वस्त:ज्येत असलेल्या इस्राएल: पर्यंतांवर :बस्ती करतील, 
- त्या देशावर तूं चढाई करिशील;: तथांषि -त्या लोकांस 
. सष्टांतून बाहेर आणिलें असून:ते सरन निर्भय राहतील. ९ 
तू. तुफानासारखा. क्ाळून येक्षील; भूमीला मेघ झाकितो 
त्य़ासास्खा.तं होशील; तूं, तुझे सवे. सेनासमूह व तुज- 
- सह अनेक राष्ट्रांचे लोक, असे तुम्ही सवे याळ. . 

: .१० ग्रभु परमेश्वर . म्हणतो, त्या. दिवशीं असें होईल 
'कीं तुझ्या मनांत कल्पना येतील आणि टू दुष्ट युक्ति 
योजिशील. ११ तूं म्हणशील, ज्या. प्रदेशांतील... गांवांला 
तटबंदी नाहीं त्यांवर मी चढाई करीन; . जे स्वस्थपणे 
_निभेय. राहत. आहेत, व ज्यापैकी कोणालाहि कोट, अड- 
सर, वेज्ञी वगेरे कांहीं नाहींत त्यांजवर मी चाळून जाईन. 
(१२. लोकांची मालमत्ता हराचयासाठीं व .ळटालूट कराव- 
यासाठीं; ज्या. ओसाड ठिकाणीं पुनः वस्ती झाली आहे 
त्यांवर माझा .हात चालवावा; आणि निरनिराळ्या राष्ट्रांतून 
जमा केलेल्या ज्या लोकांनीं गुरेंढोरें व मालमत्ता संपादन 
केली आहे त्र जे एथ्वीच्या मधल्या प्रदेशीं राहत आहेत 
त्यांजवर हात चालवावा म्हणून मी चाळून जाईन. १३ 
झाबा, ददान आणि तार्शीश येथले व्यापारी व त्यांचे सवे 
तरण सिंह तुला म्हणतीरू, तूं छुटाळूटर करावयास आलास 
काय ? तूं मालमत्ता. हरण -करण्यासाठीं आपला सेनासमूह 
जमविला आहे.काय ? सोनेंस्पें न्यावें, गुरेंढोरें व. माल न्यावा 
आणि मोठी ढूट करावी म्हणून तू आला आहेस काय 
.:. १४ यास्तव हे मानवपुन्ना, संदेश देऊन गोगाला 
सांग, 'प्रमु परमेश्वर म्हणतो, जेव्हां माझे लोक इखा- 
एल. निर्भय वसतील तेव्हां हे तुला कळणार नाहीं 


काय १ १५ तूं आपल्या त्यानाहून येशील; उत्तरेकडल्या । 


र 


दूरदूरच्या देशांतून अश्वारूढ. ::झालेला 'मोठा . लोक- 
समुंदाय, : मोठा दळभार, . तूं. बरोबर -. घेऊंब  येसीले; . 
%६८ अभ्रानें. देश झाकावाः:तसा सः माझे लोक: इस्लॉ- 
एल: यांवर चाल करून* येशील: 'हे . गोगा,: झेवटल्यो 
दिवसांत असें घडेल कीं. मी राष्ट्रांदेखत तुझ्या द्वारें 
आपली पवित्रता प्रगट करीन; तेव्हां. राष्ट्रांनी मलो 
ओळखावें-म्हणून मी तुला माझ्या देशावर. आणीन. 
१७ प्रभु परमेश्वर म्हणतो; महे सेवक जे इस्मएलाचे 
संदेटे त्यांच्या” द्वारें पूर्वकाळीं ज्याबिषयीं .मी. बोललो 
होते: आणि : त्या काळी“ बहुत: वर्षे त्यांनी ज्याविषयी 
भलः-संदेश-- दिला . होता. क्री. मी तुला : त्यांजवर चाळ 
करण्यास आणीन, . ततो. तूंच .ना १ «१८. प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो, गोगः इख्राएछ देशावर चाळ करील त्या दिवशीं 
असें होईल क्रीं.:माझ्या. नाकपुड्या क्रोधाने फुरफुरतील: 
१९ क्रारण मी: देरष्येने,. क्रोधांमीनें ..तप्त. होऊन बोललो 
आहें. की. खरोखर. त्या . दिवशीं इल्लाएळ देशांत मोठा 
भूकंप. होईळ; २० ससमुद्रांतील मासे, . आकाशांतील 
पक्षी, . वनांतळे . ..फ्थु, जमिनीवर ' रांयणारे . सवे 
प्राणी वभूमीवर -:राहणारीं. -सवे :मनुष्यें. माझ्यापुढे 
थरथर कांपतील; पवेत,- नष्ट... होतील,,. कडे खचतील 
हरएक कोट . कोसळून -जमीनदोस्त होईल. :२१.. प्रश 
प्रमेश्वर म्हणतो, माझ्या... सर्वे. पंवतांकडे त्याजविसूद्ध 
मी तरवार... बोलावीन;- प्रत्येकाची तरवार आपल्या 
भावावर चालेल. . १२ मरी व रक्तपात यांनीं मी 
त्याजबरोबर वाद मांडीन; त्याजवर, त्याच्या सेन्यांवर 
पाऊस, मोठ्या गारा,. अभि ..व गंघक यांची वृष्टि मी 
त्याजबरोबर... असलेल्या, :भनेक . लोकसमूहांवर घोधो 
करीन. २३. या प्रकारें मी आपला महिमा व 
पवित्रता . प्रगट करीन, आणि बहुत राष्ट्रास माझी 
प्रत्यक्ष ओळख .होईल; ' तेव्हां त्यांस समजेल कीं मी 
परमेश्वर आहे. 
: _.,१:हे. मानवपुत्रा, गोगाविरुद्ध संदेश देऊन 
३ ९ सांग, प्रभु परमेश्वर म्हणतो, हे गोगा, रोश 
मेशेख व. तुबाल यांच्या. अधिपती, पाहा, मी 
ठुजविरुद्ध आहें; २ मी तुला फिरवीन, तुला . घेऊन 


<८%०७ 


अ०> ३९१२-१५. 


क्ट कैफ . 


टे हक कह 0 


ग 















क्ट 





ह 


1.34 


र्क 


डि गा; 
अरव 


रा 


णी 


114. 


्ऱ 


टु कूक भः 


गा ४ 


“| 


चं 





न, 


ली 


ग्‌; 


गाट क ह 


_ माझ्या. मेजावर बसून घोडे 
वीर व सवे प्रकारचे योदे गोस. खाऊन 
होईल, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 
तेव्हां राष्ट्रांमध्ये मी आपला महिभा स्थापीन; 


तिळा त्यांस ज्यांनीं | त्यांना शासन करीन व आपला हात त्यांजवर 


हि 





धर्मी; 


मी 






'यकीन, 








पुरितील, आणि त्यास हमोन-गोग ( 


दाय ) याचें खोरें असें म्हणतीठ. १२ देश 


झुद करण्या- | हवाली केलें, तेव्हां ते सर्व तरवारीने पडले. २४ त्यांच्या 








» आणि इस्नाएलच्या 


२५ यास्तव प्रसु परमेश्वर म्हणतो, आतां मी 
| खाकोबांचा बंदिवास उलटवीन, 


ड९८ 


अ०« :३९:२५-४०७१८ 





अव्या -चराण्यांवहंदया करीन; माझ्या पवित्र नामाची 


बेर्ष्या खरी, २: ते. देशांत. निर्भय चसतील..व. कोणी प 
स्या. चाक घालणार नाहीं; मग. ते :लज्वित होतील; 


मळयरोबर: केलेल्या निश्वासघाताचा त्यांस पस्तावा दाटेल 
:३$: मी ज््यॉस. याश्रांतून परत आणीन, .त्यांच्या शत्रूंच्या 


बेक्ांतून त्मोस.जमा. करीन व बहुत राष्ट्रांसमक्ष त्यांच्या- 


घडेल, २८ मी. त्यांस राष्ट्रांमध्ये .. द्वाकून.. देऊन - पुन 
मींच त्यांस त्यांच्या . देशीं पस्त. आणिलें; त्यांच्यापैकी 
कोणालाहि अतःपर मी परदेशांत. राहूं देणार नाही, हें 
प्राहून मी..परमेश्वर आहें असें ते.समजतीर; २५: मी 
आपलें. मुख यापुढें त्यांपासून लपबिणार- नाही; कारण 
मो. आपल्या आत्म्याची इस्राएल घराण्यावर दृष्टि केली 
आहे, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 


१ झासच्या बंदिवासाच्या  पंचविसान्या 

१९१० वर्षी, म्हणजे - नगराचा . विध्वंस: झाल्यावर 
चौदाव्या वर्षी, वषोरंभाच्या मंहिन्याच्या दरामी. 

सच. परमेश्वराचा. वरदहस्त मजवर आला .व्र त्यानें 
मरत तेथें नेळें. २ त्यानें दिव्य दशांतांच्या द्वारें मला 
इस्राएल - देशांत. नेऊन एका अतिदायित उंच पवेतावर 
ठेविले; त्यावर. दक्षिणेस .नगराच्या आकारासारखें कांहीं 
होते. ३ त्यानें मला त्या जागीं नेळे. तों. एक पुरुष 
दिसला; त्याचें स्वरूप पितळेसारखें.. होते; त्याच्या 
हातांत तागाची एक दोरी व मापण्याची काठी होती; 
तो वेज्ञीनजीक उभा होता. ४ तो पुरुष मला. म्हणाला 
मानवपुत्रा, आपल्या डोळ्यांनी पाहा, आपल्या. कानांनी 
ऐक, व मी तुला जें कांही दाखवितो त्या सर्वाकडे 
चित लाव; हें तुला दाखबावे. म्णून मीं तुला 
इकडे आणिलें आहे; तूं जें पाहतील ते सर्व इल्लाएल 


धरण्यास सांग. 3 

:५ मीं पाहिलें तों त्या मंदिराभोवती एक तट होता; 
त्या एस्षाच्या. हातांत मापण्याची एक काठी होती; ती सहा 
हत . लांबीची होती; हे माप एक हात व॒ चार 
अंगुळे होतें.. त्यानें त्या इमारतीच्या भिंतीची जाडी 





उक-काठी व उंची एक-काठी. मापिळी.. *. तो पूर्वीमि- 
ळुर . असलेल्या . दाराकडे  जाऊंमं पायऱ्या वहून “वर 
गेळा; त्यानें द्वाराचा उंबरठा एक: काठीः रंद: मापिला: 
ह्य पहिला उंबरठा एक काठी. भरला.» अत्येक चौकी - 
एक. काढी लांब--व. एक काठी :सेद असून त्या चोक्‍्यां 
भधीळ अंतर पांच- हात :होतें; -अंदिरासमोरीळ: देवढी- 
जवळच्या -द्वाराचा चंबरठा.. एक काठी होता. ८ मंदिरा- 
कडल्या:द्राराची देवडी.त्यानें एक काठी मापिली, ९ त्यानें 
त्या द्वाराच्या देवडीचें साप घेतलें .ते. आठं . हात भरलें 
टिचे.-खांब :दोत ह्वात. भरळे; -ही... द्वाराची देवडी 
मंदिरासमोर. होती: :१ ०: पूर्वेकडील द्वाराच्या ह्या बाजूला 
ब. त्या बाजूल्म. तीन. तीन -चौक्या होत्या; त्या तिहींचे 
माप सारखेच. असून: दोन्ही . बाजूंचे खांबहि एकाच 
मापाचे होते. ..११. त्यानें. द्वाराच्या प्रवेशमागीची रुंदी 
दहा हात व द्वाराची ठांबी तेरा हात मापिली,.- १२ त्या- 
चौकयांच्या.. पुढची जागा. एका बाजूळा एक हात..व 
दुसर्‍या. बाजूळा एक. हात. होती; त्या. चौक्या दोन्ही 
बाजूंला सहा. सहा... हात .होत्मा.. १३ त्याते एका 
चौकीच्या छावणीपासून दुसरीच्या. छावणीपर्यंत दाराला 
दार. धरून. :पंचबीस:: हात. . रुंदी .सापिली, १४ त्यानें 
देवडीर्चे माप : घेतळें .तें बीस हात भरलें; त्या. देवेडीला 
लागून द्वाराभोवतीं अंगण होतें. १५ प्रवेश्द्वारापासून 
आंतील द्वाराच्या देवडीच्या पुढल्या. भागापर्यंत पन्नास 
हात. भरले. १६ त्या चौक्यांला. व द्वारांच्या आंतल्या 
बाजूंस त्यांच्या खांबांठा शरोके होते; भिंतीच्या महि- 
रौपींसहि. झरोके होते; असे आंतल्या चोह्यो बाजूंला 
झरोके होते, व खांबांवर खजुरीची झाडें कोरिळेलीं 
ह्वोतीं. र 
तेव्हां त्यानें मला बाहेरील अंगणांत'नेलें तों 

तेथें सभोवार खोल्या असून त्या अंगणांत चिरेबंदी 
केली होती. असें इष्टीस पडलें; ह्या व्विरेबंदीवर तीस 
खोल्या होत्या. १८. ही विरेबंदी म्हणजे अथात्‌ 
३ पाठभेद: खांबाहे साठ साठ हात भापिठे; 

२ पाठभेद: खांबास; ३ अथवा: देवडी; या. 
शब्दाचा हा दुसरा अर्थ या अध्यायांत सवेत्ञ समजावा. 


८५९५६ 


_ अ० ७०११८-०४३. - 





खाली चिरेबंदी :दर्राल. लामून त्यांच्या : लांबीइतंकी :. ३५ त्याच्या महिरापी, बाहेरल्या अंगणाच्या बाजूला होत्या 
हेती.35 ९ 'केन्हां त्याने “सालच्या द्वारायुद्न आंतील । त्याच्या*खांबांवर खजुरीची - झाडे: कोरिलीं . होतीं; त्यावर 





त्याचे खांब: व॑ मेहिरांपी' ही*-पंहिल्या द्वाराच्या 'मापा- हीत्या; त्याची : लांबी पंत्नासं हांत व रुंदी पंचवीस 
प्रमाणें होती; : त्याची लोंबी पॅत्नास': होत” व. रुंदी । हात होती. २४ : त्याच्या मंहिरापी बॉहेरील अंगणाच्या 
_ पंचवीस 'होत:होती. २२. त्याचे झरोके, महिरापी । धाजूल होत्या; त्याच्या खांबांवर” अलीकडेफ्लीकडे 
वं कोरलेली खलुरीची झाडें. हो :पूर्वामिसुल असलेल्या । खेलुरोचॉ झोरडे कोरिलीं होतीं; त्यावर वहन जाण्यास 


द्वाराच्या मापाप्रमाणें ' दोती;* त्यांधर चन जाण्यासाठी 


सातं' पायऱ्या होत्या, व त्यासमोर त्याच्या महिरपी । : 
होत्या: (२३ आंतल्या अंँगर्णीत- पूर्वेकडच्या ' दारॉसारेखें . 


उत्तरेकडच्या हारासमोर॑ ऐक द्वार होते; : एका द्वारा- 
यासूरन दुसऱ्ये द्वारापर्थंत त्याने शभर हात. मापिळें 
२४'- मंग त्याने मला. दर्षिणभांगी मेळ * तो. तेथें 


_'दैलिणामियुंखष एकं द्वार त्रस “पडले; त्यावि खांब व. 
मंहिरापी तयनि मार्पिल्या त्यार पूर्वीच्यी”- इतकया "सरल्या 


२५. वेर. सांगितलेल्या . झैरोक्यांप्रमोणे -थौसहि ' सभोवार 


झरोके व महिरांपी होत्या; ' त्यांची लॉंबी*बंभ्षास हात व 


. रुंदी पेचंवीस॑- हात होती; २६ त्यांवर हन जाष्यास 


सात पायर्‍या होत्या व॑ त्यासमोर त्याच्या भहिराषी . 
होत्या; व त्याच्या खांबावर अलीकडेपंलीकडे एकएक 
'खजुरोचें झांड कोरिले होते. २७ दक्षिणेकडे आंतिल्या 
अंगणाला द्वारे होते; र दक्षिणेकडल्यो. ह्या दारापासून त्या 


ह्वारापर्यंत शंभर हातं भरलें 

२८. तेव्हां त्यानं मला दक्षिणद्वारानें. आंतल्या 
अंगणांत नेऊन दक्षिणंद्रांर मापिलं, ते तितकेच भरलें; 
२९ त्याप्रमाणेंच त्यानें त्याच्या चोक्या, खांबं व त्यांवस्ल्या 
महिरापी हीं मापिठीं, तीं. तेवढींच भेरलीं; त्याला व 
.त्यामोवताळच्या महिरापींला झरोके होते; त्याची 
लांबी. *पन्नास' हात व. रुंदी पेचवीस हते भरली. 
३० त्याला सभोवार - महिरापी , होत्या; .त्या. एकंदर 
पंचर्वीस हात लंब. व पांच हात्त रुंद होत्या. 


ओठें पाय*्या होत्या. 

३५ मग त्यांने मला उत्तरद्वाराकडे नेलें; तेंहि त्यानें 
मापिलें व तें तितकंच भरलें. १६ त्याच्या. चौक्या, खांब 
व महिरापी त्यानें मापिल्या; त्याला सभोवार झरोके होते 


॥ त्यांची लॉबी पन्नास हात व रुंदी पंचवीस हात होती. 


७ ' त्याचे“ खांब बाहेरील अंगणाच्या बाजूला 

त्यॉविर अलीकंडेपठीकडे : ख्जुरौचीं झाडे कोरिलीं होती 

त्यावर चहून जाण्यास: आठ पायेर्‍्या होत्या. ः 
३८: द्रारॉजवळ खांबांना लांगून ऐएंकएक' . खोली 


असून तिला दार होतें; तेथे होमबलि धूत ' असत. 
३९ द्वाराच्या देवडींत होमार्पण, पापार्पण 'व॑ दोषापण 


यांचे पक्षु कापण्यासाठी ह्या बांजूला दोन व त्या 
बाजूला दोन अशीं भेजे होती. ४० आणि बाहेरच्या 
अंगास, उत्तराभिमुख अंसलेल्या द्वाराच्या प्रवेशभार्गी 
चद्वून' जाण्यांच्या. वाटेवर दोन भेजे ' होतीं; तसेच 
दुसऱ्या अंगास द्वाराच्या देवडीनभीक दोन मेजें होतीं 
४५ द्वाराच्या बाहेरीळे अंगाला दोन्ही बाजूंस चार चार 
मेजें होतीं; अंशीं यहृप्यु कापण्यासाठी ओठ मेजें 
होतीं. ४२ होमार्पणासाठी ताशींव दगडांची चार मेजें 
होतीं; तीं दीड हात लांब, दीड हात रंद व एक हात 
उंच अशीं होतीं; ज्या हत्यारांनी होमबलि व इतर 
यक्षपद्यु ढापीत तीं त्यांवर ठेवीत असत. ४३ चार 
अंगुळे लांबीच्या आंकड्या मंदिरांत सभोवार - लावलेल्या 
होत्या; यज्षपेथचें मांस त्या मेजांवर ठेवीत असत. 


६०७०५७ 


जद चया गरेर भील. अनत 8 अवलीया ती.जार इत. मतही. ६ बज बहू 


३४४ तील द्वाराच्या. बाहेर; आंतील - अंगणांत , 
शेन :खोल्या अहोत्या, एक उत्तरद्वाराल्या बाजूस दक्षिणा- ' 
जिस होतीन्य दुसरी :दक्षिणद्वाराच्या .बाजूस उत्तरामि- 


अुंबदोती. ४५ तो. मला. म्हणाला; ही दक्षिणामिमुख :| खोल्यांसाठी जी भिंत होती. तिठा त्या लागलेल्या होत्या. 


शंसलेळी; खोळी: या. मंदिराचे रक्षण करणाऱ्या :याजकांसाठीं 


आहे; ४$::आणि ..उत्तरांभिमुख असलेली खोली . वेदीर्चे : 
आर करण्या  :.याजकांसाठी आहे; : ते. :साव्ेकाऱचे . 
बशा होताऱ ते. बंशांतले. । - ]:तताळचा भाग वरवर: गेला. तसतसा तो रुंद. होत गेला; 
अॅ्मीपा सेवा करण्यासाठी - जातात... :४७. त्यानें. अंगण 






मापिठें तें : शंभर: हात. लांब. व भर “हात: रुंद“ असें 
चौरस भरलें; आणि मंदिरासमोर वेदी होती" : 


१: इ८' मगः त्यानें. मला मंदिराच्या देवडींत' नेलें व. त्या. 
केवडीचा प्रत्येक खांब मापिळा तो "एका बाजूने पांच हात. 
ब..दुसऱ्या बाजूनें. पांच . हत : भरला; त्या: द्वाराची रुंदी 


चालूनें तीन: हात. व दुसऱ्या ' बाजूने :तीन हात 


भरळी...४% देवीवर बहूत जाण्यास पायऱ्या. होत्या, त्या : 
पाजून... तिची. -छांबी::क्रीस : हात व. रुंदी अकरा- हात: 
भरली; . त्या खांबांच्या. एका बाजूला एक व :दुसऱया : 

- ॥ दरवाजा दक्षिणेकडे होता; : ह्या: खुल्या जागेची “रुंदी 


ब्राजूला एक :असे लहान खांब: होते. 


5: '.':१'मंतर.. त्याने: मला संद्रिराच्या गाभाऱ्यांत 
९७9 नेळें त्यानें तेथले खांब मापिळे तों त्यांची रुंदी 


एका -बाजूस सहा हात: व. दुसर्‍या . बाजूस.. सहा 


हात. भरली; या . गाभाऱ्याची- रंदी-:.मंडपाच्या इतकी : 


द्वोती.. २ द्वाराची रुंदी दहा दात होती, आणि त्याची 
एक बाजू पांच हात व. दुसरी पांच हांत होती 
त्यानें गाभाऱ्याची लांबी चाळीस द्यात व रुंदी वीस 
हात भमाषिली. ३ मग आंत जाऊन त्यानें दरवाजाचा 
प्रत्येक खांब मापिला तो दोन हात भरला; दरवाजाची 
उंची सहा हात व रुंदी सात हात भरली. ड_ त्यानें 
गाभाऱ्यासमोरच्या जागेंची लांबी वीस हात व 
रुंदी वीस हात मापिली; तो मला म्हणाला, हे परम- 
पवित्रस्थान होय 

५ त्याने मंदिराची भिंत सहा. हात . मापिली 
मंदिरासभोवती प्रत्येक आजूस खोल्या होत्या 


१ पाठभेद : बारा 


अ० :8०:४डड-४१$ 


हल प्रत्येकीची रुंदी चार हात. -भरली.. ६ बाजूस* अस- 
'छेल्या .खोल्या .: एकीब्रर' एक अश्या : तीन मजली असून 
श्या रांगेने तीस : होत्या; मंदिराच्या आसपास असलेल्या 





री . संदिराच्या. भिंतीला “ त्या: लागलेल्या नव्हत्या. 
७. बाजूच्या. .कोठड्या.. इमारतीच्या. सभोवार . वरवर 
मेल्या. .तसतशा त्या रुंद .: होत: गेल्या; आणि. 'सभोब' 


जह्णून याःइनारतीची . रुंदी वरचे बाजूस अधिक होती 
अशी.. ती रुंदी. खालच्यापेक्षां - मधल्या मजल्यांत व 


)| देथल्यापेक्षां वरच्या .मजल्यांत 'बाढत. गेली. ८ मंदिराला 


उंच पाया होता-असें. मीं. पाहिलें; बाजूंच्या . कोठच्यांचे 
पाये सहा मोठ्या हाताची: एक काठी : भरळे. ९ बाजूच्या 
कोठल्यांच्या -बाहेरीक भिंतीची जाडी पांच. हात होती; 
अंदिराच्या .बाजूच्या कोठड्यांस लागून एके जागा. खुली 
सहिली होती; .१-.खोत्यांबाहेर मंदिराच्या आसपास बीस 
हत्तांचें .अंतर.. होतेः ११:. बाजूच्या. कोटड्यांचेःदश्ल़ाजे 
खुल्या ज्ञागेकडे: होते; एक. दुरचाजा:- उत्तरेकडे च! :दुसरा 


चोहोंकहून पांच हात झेती. ः 

१२ सैदिराच्या पश्चिसेंस सोडलेल्या' जायेसमोर-जी ह्मा- 
रत..होती तिची रुंदी सत्तर हात होती, -तिची.-मिंत :चोहों- 
कहूनःपांच हात जाड होती, व तिची लोंबी नव्वद हात होती, . 
$रे त्यानें. मंदिर शंभर हातः'मापिळें; आणि ती : सोड- 
लेली जागा व सिंतींसह' इमारत हीं शांभर हात लांब 
भरली. १४ मंदिराची पुढली बोजू व पूर्वेकडील सोड- 
लेली जागा यांची रुंदी शंभर हात होती. : 

१५. . भंदिरामार्गे . असंठेल्या त्या . सोडलेल्या 
जागेपुढल्या इमारतीची लांबी. व दोन्ही बाजूंस ' अस- 
ठेळे सज्जे, आंतठा ग्रामारा व अंगणांतील ठेवच्या हीं 
सगळीं त्यार्ने - दांमर: हात. मापिलीं; --१६ “लीलहि उमंज- 


| ल्यांवर असलेले: द्वारांचे . उंबरठे, झरोके आणि . उंबरव्या, 


भोवतालचे सळ्े-- यांस तक्तपोशी : होती;.; जमिनीपासून 


१ पाळभेदॅः जी जाया खुली राहिली होती. तीहि 
पांच हात भरली. 


९०१ 


अर. ४१९५१६-७२५१४ 


झरोक्यांपर्नंत भिंतीला तक्तो्ी केठी. होतीव झरोकेहि 
भरून काढिले. होते; .१७- मंदिरातल्या -व'< बाहेस्ल्या 


आजूंची- हाराबरची जागा, : समोवतालच्या- भिंतीचे 


आांतळें ब-आहेरळें अंग हॉ सगळी योग्य. प्रमाणांत होती 
दोनः दोनः!कलूबांमध्ये एक : एकः खशुरीचे 'झाड : होतें 


व. प्रत्येक करूनाला दोन तोंडें होती; . १५. कशूबाला . 


:ऐक खशुरीच्या 'शाडाकडे मतुंध्याचें मुंख'- ब वुसप्या 
खजुरीच्या: झाडोकडे तरुण. सिंहाचे मुख होतें; मंदिरा 
चर 'योहेकडे. अंशा प्रकारचें काम होतें, २० - 
पासून दरवाजांच्या. वरल्या - भागापर्यंत गाभाऱ्याच्या 
भिंतीवर कहूब व खजुरीची झाडें कोरिलीं होती... . 
२१ ग्राभा_यांच्या द्वारांचे खांब चौरस होते; परमपवित्र 
स्थानाच्या'पुढल्या कजूचें स्वरूप गाभार्‍याच्या सारखें 
होतें.'९२ वेदी शाकडाची असून तीन हात उंच व 


दोभ हात. लांष' होती, तिचे कोपरे, तिची: बैठक व तिच्या . 


होत्या;त्याने: मला. म्हटलें, : परमेश्वरा- 


पुढेःअहणारे. हे. मेज "आहे. २३ शामार्‍्यासं व पेरम- 


पवित्रस्वोभास दोत. कवाडे होती. २४ एका बवाडास 
दोन व दुसऱ्यास दोन अशा उधड्झाक करितां येणाऱ्या 
दोन दोन-झड्या होत्या. २५ -मिंतींवसल्याप्रमाणे : त्यांवर 
म्हणजे : गोरभाज्याच्या कवाडांवर' करूव वे खखुरीची 
शडे. 'कोरिली' “ होती, आणि . बाहेरीळे. देवडीच्या 
बाहेरच्या बाजूस लाकडाच्या मोठ्यामोग्या तुळ्या होत्या. 
२६ देवडीच्या दोन्ही बाजूंस . झराके असून त्यांवर 
खलुरीची- 'झाडेंहि. कोरिलीं होतीं; मंदिराच्या बाजूंच्या 
खोल्या व मोठमोठ्या तुळ्या अशा तऱ्हेच्या होत्या. 


असलेल्या श्मारतींत :- नेलें: २::तिचा .द्रबाजा उत्तराः 


रंद व शंभर हांत लांब. अक्ली एक. वाठ होती; त्यांचे 
दरवाजे उत्तराभिमुख होते. ५ वरच्या भंजल्याची 
जागा : सांत . गुंतली. होती म्हणून ' तेथल्या 


॥ खोल्या खालच्या व. मधल्या मजल्यांवरील खोल्यांच्या 
१८. त्यांवर “करूष व..खजुरीची : झाडें. कोरिलीं होती; . 


मानाने “लहाने होत्या. ६. कारण. त्या. खोल्यांचे 'तीन 
मजले होते; अंगणांतल्याप्रमार्णे. त्यांस: खांब : नव्हते; 
म्हणून खालच्या वे मधेल्या' मंजल्यांच्या “ जागेपेक्षा. 


| वरली जा... संकुचित :होती; ७ आणि त्या. खोल्याशीं 


समांतर अक्षी . खोल्यांसंमोरील - बाहेरच्या 'अंगणाकडे 
गेळेली एक भिंत होती; तिची. लांबी . पत्नासः: हात होती. 


८ कारण बाहेरील अंगणाच्या खोल्यांची. एकंदर लांबी 
| पश्नासं हातं होती; आणि पाहा, गाभाऱ्यांपुढें ती शंभर 


हात होती. ९ या खोल्यांच्या खालीं पूर्वेस प्रवेशद्वार 
होतें, त्यांदूत बाहेरच्या अंगणांतून येणारे. त्या खोल्यांत 
जात अंसत...१० दक्षिणेकेडील अंगणाच्या लांबीकडींल 
निंतीला लागून त्या सोडलेल्या : जागेसमोर* व. इमारती. 
संमोर खोल्या. होत्या. ११ उत्तरेकडील खोल्यांसंभोर 
जसा” रस्ता होता तसा त्याच्या संभोरहि रस्ता . होता 
त्यांची लांबीरुंदी, त्यांच्या. बाहेर. जाण्याच्या सचे . 
वाटी व त्यांची एकंदर व्यवस्था त्यांच्याप्रमा्णेच होती. 
१२ त्यांच्या दरवाजांप्रमाणें दक्षिणामिसुख असलेल्या 
खोल्ंग्रांचे दरवाजे होते; रहदारीच्या रत्त्याच्या तोंडाजवळ 
म्हणजे उजव्या 'मिंतीजवळील वाटेवर ' एक द्वार होतें; 
त्यांतून ' पूर्वेकहून « येणारे. लोक प्रवेश करीत. 

१३ तो मला म्हणाला, सोडलेल्या जागेसमोरील 
उत्तरेकडल्या खोल्या व दक्षिणेकडल्या. खोल्या पवित्र 
असून त्यांत परमेश्वरासमोर जाणारे याजक यांनीं परम- 
पवित्र पदार्थांचे. सेवन. करावें; तेथें त्यांनीं अन्नबळि, 
पापबळि, दोषबळि वगेरे परमपवित्र पदार्थ . ठेवावे; 
कारण तें स्थान प्रवित्न आहे. १४ याजक आंत 


॥ गेल्याभर पवित्रत्यानांतत बाहेरच्या अंगणांत... त्यांनीं 
मिसुख असून तिची-लांबी शंभर हात व रुंदी प्रभास-हातं : 
होती. ३८आंतोल बीस हाताच्या अंग्गासमोर क॑ 'आहेरील : 


तसेंच जाऊं नये; तर सेवेच्या वेळचीं आपलीं वरे त्यांनीं 
॥ खोल्यांत ठेवावी, कारण त्ती पवित्र आहेत; मग त्यांनीं 
१ पाठमेंदेः एक 
२ पाठभेद: पूर्वेकडील 


यहेज्केल 


अ० ४२४१४-४७३५१७ 





'दुसरीं वस्र घाळून सावेजनिक स्थानीं जावें. १ 

7 ::१५ त्यार्ने मंदिराचे आंतळें माप घेण्याचें संपविळें 
तेव्ह :त्यानें. पूर्वाभिमुख असलेल्या द्वारानें मला 
.- आहेर नेळें व तें बाहेरून चोहों बाजूंनी मापिलें. 
"१६ त्याने मापावयाच्या काठीने पूर्वेमाग एकंदर 
यांचक्षे हात. मापिला. १७ त्यार्ने मापावयाच्या 


काठीने  उत्तभाय एकंदर पांचशे हात मापिला. . 


"१८ तसाच भापावयाच्या काठीने दक्षिणभाग एकंदर 
यांचर्शे हात मापिला. १९ त्यानें पश्चिमेकडे वळून 


भापावयाच्या काठीने तो भाग एकंदर पांचशे हात | : 
मापिला. २० त्यानें तें चारी बाजूंनीं मापिलें; पवित्र . 
स्थळें व सामान्य. स्थळें. एकमेकांहून वेगळी ठेवण्या- . 


साठीं त्याला सभोवार एक मित होती; तिची लांबी 
यांचर्शे हात व दंदी पांचशे हात होती. 

१ मग पूर्वाभिमुख असलेल्या द्वाराकडे त्याने 

१७३ मत नेलें, २ तों पाहा, इल्ाएलाच्या देवाचें 

वैभव पूर्वेकडून प्रगट झालें; त्याचा शब्द महा- 

पुराच्या ध्वनीसारखा होता; व त्याच्या . वैभवाने पृथ्वी 


प्रकादोत झाली. ३ मी नगराचा नोश ' करण्यास आलों: 


होतो तेव्हांच्या दृांतासारखा शांत मीं पाहिला; 


खबार नदीतीरी जो दृष्टांत मीं पाहिला तसे इशांत 
ऱमाझ्या दृष्टीस पडले; तेव्हां मी उपडा ' पडलो. 
- ४ पूर्वाभिमुख असलेल्या द्वारावाटे परमेश्वराचे तेज : 
मंदिरांत आलें. ५ तेव्हां आत्म्याने मला उचळून 


आंतील अंगणांत नेलें, ता पाहा, परमेश्वराच्या तेजाने 
मंदिर भरून गेलें होते; ६ आणि मंदिरांतून कोणी 
मजबरोबर बोलत आहे असें मीं ऐकले, आणि माझ्या- 
जवळ एक पुरुष उभां होता. ७ तो मला म्हणाला, 
मानवपुत्रा, हें माझ्या 'सिंहासनाचें स्थळ, माझ्या पांदा- 
सनाचें स्थळ आहे; तेथें मी इस्राएल वंडाजांमध्यें सर्वे- 
काळ राहीन; इस्लाएल घराण्याचे लोक व त्यांचे राजे 
आपल्या व्यभिचारानें क त्यांच्या रोजांनीं स्थापिठेल्या 

१ पाठभेद : काठ्या; हाच पाठभेद या अध्यायांत 
इतर स्थळींहि समजावा. 





प्रेतवत्‌. मूर्तीनीं आपल्या उच्स्यानांवर. इतःपर - माझ्या 


'पवित्र नामाला बट्टा लावणार नाहींत; ८ त्यांनीं आपला 


उंबरठा माझ्या उंबरठ्यांशेजारीं, आपले द्वारस्तंभंः माश्या 
द्वारस्तंभांशेजारी उभारिळे, आणि माझ्या व त्यांच्यामध्ये 
केवळ एक मिंत होती; अमंगळ कृत्यें करून त्यांनी 
माझ्या पवित्र नामास बद्टा लाविला म्हणून मीं रागाने 
त्यांचा नाश . केला. ९. आतां. त्यांनीं. आपला व्यभिचार 
व. त्यांच्या राजांनीं स्थापिठेल्या . प्रेतवत( मूर्ति मजपासून 
दूर्‌ घालवाव्या, मग. मी त्यांच्यामध्यें सर्वकाळ. राहीन. । 
१० हे. मानवपुत्रा, इस्राएल घराण्यास हें मंदिर 
दाखीव, म्हणजे ते आपल्या पातकांबद्दल.. :ठलज्वित 
होतील व त्यांनीं ह्या नमुनेदार इमारतीचें . माप घ्यावे. 
११ त्यांनीं केलेल्या सवे कृत्यांबद्दल ते लजित झाले म्हणजे 


'त्यांस या मंदिराचा आकार, त्याची सवना, त्यांत 


येण्याजाण्याचे मार्ग, त्यांतीळ सवे आकृति, त्याचे सवे 
विधि, व त्याचे सर्वे नियम. त्यांस दाखीव व त्यांच्या- 
समोर लिहून. ठेव, म्हणजे त्यांच्या सवे नियमांचे व 
विधींचे अवलंबन करून त्याप्रमाणें ते वागतील. 
१२ मंदिराचा हा नियम आहे; पवेताच्या माथ्याबरीळ 
भोवतालचा ' सर्व प्रदेश अत्यंत पवित्र आहे. पाहा, 
मंदिरांचा हा: नियम आहे. कव 
“१३३ हातांनी वेदीचीं मापे ही. आहेत; (हा हात 
म्हणजे एंक हात व चार अंगुळें;) तिचा तळभाग. 
हातभर उंच, हातभर रुंद आणि तिचा कडेचा पाटथरा 
वीतभर; हा वेदीचा पाया. १४ तिच्या तळभागापासून 
खोलच्यां बैठकीपर्येत उंची दोन. हात व रुंदी एक हात 
आणि खालच्या बैठकीपासून वरच्या बेठकीपर्यंत उंची 
चार हात व रुंदी एक हात. १५ वेदीच्या वरच्या 
भागाची उंची चार हांत; वेदीच्या अभिकुंडाला लागून 
वर गेलेली. चार रंगे होतीं. १६ वेदीचें अमिकुंड 
बारा' हात लांब व॒ बारा हात रुंद होतें; तें समचौरस 
होतें. १७ तिची बैठक चौदा हात लांब व चौदा हात 
रुंद अक्ली चौरस होती; व॒तिच्यासभोवताल्चा 
पाटथरा अर्धा हात, आणि. विचा तळभाग. सभोवार 


२ अथवा: राजांच्या मढ्यांकडून इतःपर माझ्या । एक हात उंच होता; तिच्या पायऱ्या पूर्वाभिमुख होत्या. 
९्०ऱे 


अ० ४३५१८-४४:१३ 


यहेज्केल 





१८ तेव्हां. तो मला. म्हणाला, मानवपुन्ञा, प्रभु | तो येईलजाईल. 


परमेश्वर म्हणतो, या. वेदीवर . होमार्पण करावें व रक्त 
शिंपडावे म्हणून ती बांधून काढितील त्यानंतरच्या 
दिवसांचे तिजसंबंधांचे विधि हेः १९. माझी सेवा करा- 
वेयास म्जसमीप येणाऱ्या लेवी वंशांतला -सादोकाच्या 
कुळांतील याजक यांस पापार्पण . करण्यासाठीं तूं एक 
गोऱ्हा दे, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. २० तूं त्याचें रक्त 


घेऊन वेदीच्या चारी शंगांवर, बैठकीच्या. चारी: कोपऱ्यां- 


वर व. भोवतालच्या. पांटेथऱ्यावर - दिंपंड;, अक्षा 
प्रकारें . प्रायश्विस * करून. ती आुद्ध . कर. : २१ - नंतर 
तूं. पापापेणाचा. बेल घे “व त्यानें * प्रचित्रेस्थानाच्या 
बाहेर : मंदिरांच्या ' नेमिलेल्या.< जांगीं “-- त्याचा . होम 

करावा.. ३र दुसर्‍या दिवशीं * पापार्पण करण्यासाठीं 
एक निर्दोष ' बोकड . घे; बैलाच्या - होमाने 


जली वेदी . घुंद्द केली तजी यानेंहि. केली पाहिजे. : 


२२. शुद्धीकरण. संपर्े म्हणजे एक निर्दोष गोऱ्हा ब 


कळपांतलां. एकं: निर्दोष: एडका अर्पण कर.,.२४ःतु से. 
परमेश्वरासमोर आण; मग याजक त्यांवर “मीठ लटाकि- 
तीलव त्यांचे हवन करून ते . परमेश्वरास अपण करि- ' 
तील. २'५ तूं. सात. दिवस : रोज एकेका-निर्दोष 
बकर्‍याचे पापापेण कर; एक गोऱ्हा व क्रळपांतील:-एक 
निर्दोष एंडक्रा<हेहि त्यांनी. अपण. कराचे:-२६ याप्रमाणें : 
सात. दिवस-वेदीबद्दल प्रायश्चित्त-'करून तिची शुद्धि करावी; . 


असा. तिचा संस्कार व्हावा. २७ या -दिवसांच्या कार्याची 
समापति : झाल्यावर आठव्या दिवशीं व - त्यापुढें:याजक 


तुमचे होमबलि व तुमचे शांतिबलि. वेदीवर आर्पितील ' 


आणि मीं तुम्हांवर ग्रसन :होद्वेन असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 


१.मग त्यानें. मला- त्या मंदिराच्या पूर्वाभि- 


४ सुख असलेल्या. वाहेरल्य़ा . द्वारास. जाणार्‍या 
वाटेने परत. आणिलें, तों तें द्वार -बंद होतें. 


२. तेव्हां परमेश्वर मला म्हणाला, हें द्वार बंद ठेवावे, . 
उघड . नये, याने कोणीं प्रवेश करूं नये; कारण परमे- 


श्वर, इस्राएलाचा देव, यानं या द्वारानें प्रवेश केला 
म्हणून हें बंद ठेवावें. ३ राजाविषयीं म्हणाल तर तो 
राजा आहे. म्हणून परमेश्वराच्यासमोर त्या द्वारांत 
बसून तो भोजन करील; द्वारांच्या' देवडीच्या. वाटेने 


४ नंतर त्याने मला उत्तर द्रारास जाणाऱ्या वाटेने 
मंदिरासमोर नेलें; मीं पाहिलं तों परमेश्वराच्या तेजाने 
परमेश्वराचे मंदिर भरलं होतें; तेव्हां मी उपडा पडलो. 
७, मग परमेश्वर मला म्हणाला, मानवपुत्रा, परमेश्वराच्या 
मंदिराविषयींच सर्व विधि व सर्व नियम. यांविषयी जे सवे 
मी तुला सांगतों त्याकडे चित्त दे; डोळे उघडून पाद्दा 
व॒कान देऊन ऐक; आणि मंदिराच्या प्रत्येक द्वारानें 
पावित्रत्थानांत.: जाण्यासंबंधाने जें सांगतो त्याकडे . चित्त 
दे. ६ त्या कितुरी इलाएल घराण्यास सांग, प्रभु परमेश्वर 
उद्धणतो, इस्राएळ वंडाजहो, . तुम्ही हीं सगळीं अमंगळ 


कृत्यें केलीं तेवढे पुरे; ७ तुम्हीं मला अन्न, वपा व 


रक्त आर्पितांना मनानं व. शरीरानंहि बेसृती अश्या परया 
लोकांस माझ्या पवित्रस्थानांत आणून माझें मंदिर भ्रष्ट 
केलं आहे;. ह्याप्रमाणे तुम्हीं ' माझा करार मोडून 
आपल्य़ा सके अमंगळ कृत्यांत भर धातली. आहे. ८ तुम्हीं 
माझ्या पवित्र. वस्तूंची .राखण .केली नाहीं, तर तुम्ही 
माझ्या पवित्रस्थानांत .आपल्याऐवजीं त्यांस : माझ्या. पवित्र 
वस्तुंचे राखणदार. नेसिले, 

९ प्रस: परमेश्वर म्हणतो, - इस्राएल - वंडाजांमंध्यें 
राहणार्‍्या;. मनानं व शरीराने. बेसुंती असलेल्या 
परदेद्ीयांपैकीं कोणीं माझ्या पवित्रस्थानांत प्रवेश करितां 
कामा नये. १० इस्राएळ बहकून गेले तेव्हां जे लेवी 
मजपासून दूर गेळे .व . आपल्या मूर्तीच्या मागें लागून 
सला. सोडून .बहकले त्यांस आपल्या अधुर्माचें प्रतिफळ 
भोमावें.-लागेल. ११ ते माझ्या पवित्रत्थानांतळे चाकर 
होेतोळ; मंदिराच्या द्वारांपुढें ते . पहारेकरी... होतील 
व ...माझ्या . मंदिरांत ते.. सेवाचाकरी .: करितील; ते 
लोकांसाठी होमप्छु व... येज्ञबळि यांचा वध 
क्वरितील; व.. लोकांची सेवाचाकरी करण्यास .त्यांजपुळे 
उभे. राहतील, १२ त्यांनीं. त्याच्या मूर्तीपुढें इस्लाएल- 
घराण्याची सेवाचाक्ररी केली व ते त्यांस पापात पाड- 
णारे अडथळे झाले, म्हणून मीं त्यांवर आपला हात 
उगारिला आहे, आणि ते आपल्या अधमाचें प्रतिफळ 
भोगितील असे प्रभु परमेश्वर म्हणतो. १३ त्यांनीं याजक 
या नात्यानें माझी सेवा करण्यासाठीं मजसमक्ष येतां 


- «०४ 





हबया हह हहबडडदाककिशषाषषवाव यासा 

- कार्मा* नये: माझ्या. सर्व पवित्र. वस्तु, परमंपवित्र वस्तु 
 यॉजवळ': त्यांनीं येतां कामाः नये;. तर त्यांनीं, आपलीः 
-अद्रॉतिष्ा... सोसावी. व आपल्या अमंगळ --कमांबद्दलं 
रिक्षश्मोंगावी. १४ माझ्या मंदिरांत जी कांहीं सेवा होत 


असहँजतिंका अनुसरून व त्यांत जें कांहीं करावयाचें 


अंसतेः त्यासंबंधाने साझ्या. मंदिराची. राखण 'करणारेः | 
(३६ :तो शुद्ध: झाल्यावर - आणखी. .सात.. दिवस- मोजावे. 


असे मी,्त्यांस करीन. . - 
१७, इस्लाएल. वंशज भला सोहून बहकून' गेले तेव्हां 
डेक. *वेज्ञांतील . याजकांपक्रीं सादोक* वंशज. यांनीं 


मभसंमीप येऊर्न माझी सेवा करितील, “मंजसंमोर- उभेः 


राहतोल' आणि मंला. वंपा वः रक्त आर्पितील,- असें. प्रभु |. 


परमेश्वर म्हणतो; १६ ते. माझ्या. पवित्रस्थानांत येतील, 
ल'--भाझी-सेवां* करण्यासोठीं “माझ्या मेजाजंवंळ येतील 
ओऑगणि माझ्या पवित्र वस्तूंचे रक्षणः करेतील. 4७:सें 
ओंतेल्या? अंगणाच्या द्रारांकडे जातील तेव्हां त्यांनी 
तौंगारचे/ वगरे: प्रेरिथान कराषीं; ते आंतल्या--अंशेणांतीलं 
द्वारौत के मंदिरांत सेवा करितील तेव्हा त्यांनी लोकरीची 
वेळे वॉल नयेत. १८..त्यांनीं आपल्या. डोक्यांत तागाची 
पागोटी “घालावी; त्यांनीं कमरेस तागाचे चोळणे घालावे; 
त्यांनीं घामं येण्यासारिखें कमरेस काहीं वेष्टं नये. १९ ते' 


बाहेरील अंगणांत जातील, ठीोकांमध्ये बाहेरील अंगर |. 
: ९१ वांटणी कराल. .तेव्हां . परमेश्वराधीत्यथ समर्पित. 


णांत जातील, तेव्हां त्यांच्या “ वस्त्रांच्या स्पर्शाने. लोक 
पवित्र होऊं नयेत म्हणून त्यांनीं सेवेच्या वेळची वरते 
काहून पवित्र खोल्यांत ठेवावी व दुसरीं वेखें ल्यावीं. 
२७ त्यांनीं आपलीं डोकीं सुंडवूं नयेत, किंवा केस लांब 
वाहूं देऊं नयेत, तर त्यांनी आपल्या डोक्याचे केस 
कोपाखरे. २१ आंतल्या अंगणांत जांवयांच्या वेळीं कोणाहि 
याजकाने द्राक्षारस पिऊं नये. २२ त्यांनीं विधवेबरोबर 
क्रंवा सोडलेल्या स्रीबरोवर विवाह कं नये, तर- इल्ला- 
एली वंद्यांतील कुमारीबरोबर अथवा ' कोणा याजकाचीर 
छेघवा असल्यास तिजबरोबर विवाह करावा. २२३ त्यांनी 
माझ्या लोकांस शिक्षण द्यावें; पवित्र काय व सामान्य 
काय, शुद्ध काय व अशुद्ध काय, यांचा ' भेद : त्यांस 
त्यांनी दाखवून द्यावा. 


; हा: निचाडा 





अ० ९४५१३१-४५४ 





करेण्यास त्यांनीं --तृुत्पर असावें; माझ्या निर्णयाप्रमाणे 
त्यांनी करावा; :. सर्वे. सणात माझें 
धर्मशयात्त व.- नियम पाळावे आणि माझ्या - शाब्बा्यार्चे 
फवित्रपर्णे पालन करावें. २५ त्यांनीं प्रेतास .दिवून अत्रि 
होळं नये; मात्र आई, बाप, मुलगा, मुलगी, भाळ व.अविवा, 

ब्रह्वीण यांच्य़ा बाबतींत ते.अशुचि झाले असतां. ब्षाळेल, 


२५ अस: तो. परित्रस्थात्तांत,..म्हणजे अर्थात. आंतल्या 


.अंमणांत, : पवित्रस्थानांतील :.सेवा. करावयास . जाईल 


माझ्या -पत्रिज्स्थानांची 'सेवाचाकरी .. केली, म्हणून ले त्य़ा .दिवशीं त्यानें आपलें. पापारपॅण करावें, -असें. प्रभु 


फॅसेश्वर स्हभतो, 

२८ त्य़ांना.चंतून काय-म्हणाल तर-मी त्यांचें बंतन आहें 
त्यांस इख्लाएलांत बांटा-केऊं नये; त्यांचा वांटा मी आहें. 
२९... अन्नांप्रेण, पाषार्पण व:-दोषापंण. हीं. त्यांनीं खावीं;. 
इक्नाएलांनीं. वाहिळेली...हरएक :वस्तु- त्यांची व्हावी. ३.० 
सते -प्रथम फळांचा... प्रथम भाग, . स्मापंत अश म्हणून ' 
अर्पण 'करावयांची अरतत्येक वस्तु. स्राजकांची :व्हावी; ..तुस्दी 
लिंबलेल्या कणिकेचा 'परहिला:,गोळा.... याजकांस . ह्यात. 


: म्हणज़ञे तुमच्या घराला बरकत येईल. ३१ कोणताहि 
१ ऑपोआप' मेलेला. किंत्रा. फाडून टाकिलेला, प्राणी याज-. 
“कांनी खाऊं नये; मग तो पक्षी अश्षो किंबा .परु.असो. 


१ तुम्ही चिठ्या.द्यकून-<वतनासाठी देशाची . 


अंश. अपोवा; जमिनीचा. एक..वांटा पवित्र: म्हणून 


: वेगळा काढून ठेवावा; त्याची लांबी. पंचवीस हजार हांत. 
'ब॒ रुंदी वीस हजार-हात. असावी; हें. सारें क्षेत्र चोहों-. 


कडून: पवित्र. ठेवावें,.. २ यापैकी.. पांचशे हात लांब व 
पांचशे हात रुंद एवढी. समचोरस. जागा पवित्रस््यानासाठी 
ठेवून. - तिच्याभ्षोवतीं पन्नास ...हात . खुळी .जागा. राखून 


.ठेवावी, ती सभोवतीं .:समचौरंस: अज्याती... ३त्या मापि. 
लेल्य. जमिनींदून . तूं.पंचवीस,.हजार हात. लांब व दहा . 
: हजार हात रुंद :मापून काढ; या., क्षेज्ञांत- -पवित्रस्थानः-.. 


होणार; तें परमपवित्र. होय... ४ हें. क्षेत्र पवित्र. राहावे;. 
सेवा करावयास - परमेश्वरासमीप जाणाऱ्या पवित्र- .. 


२४ तंद्याबखेब्यांचा निवाडा | १ पाठभेद काठ्या, व रुंदी दद्ा हजार काग्याः ' 


२९०५ 


कमी वि. 
बेदअ वी 


कुंबळे 
डौ नर्निनू- 


आणि जवांच्या एका होमरामार्गे एक 
'बष्टांश एफा जव द्यावे; १४ तेलाचा ' नियमित अंश 





9 | द्यावयाचा तो दहा. बथांचा खोरे म्हणजे एक होमर. 
, यांमार्गे. एकदशांश बथ असावा; दहा घथांचा एक होमर 
' | दोतोः १५ इत्ाएल देशांतील पाणथळाच्या कुरणांतील 
कळपांतून दोनशें मेंढरांमागें एक कोकरू द्यावें;: लोका- 
. | प्रीत्यर्थ. प्रायखित्त करावें म्हणून अभन्नापेण, होमार्पेण व 
“ब्र (१६ इ्लाएठाच्या अधिपतीस देशाच्या 'सवे लोकांनीं हीं 
समर्पित. अंशाची अपेणें. पुरविलीं पाहिजेत.. १७ उत्सव, 


२१ पहिल्या महिन्याच्या चतुदेज्षीस तुम्हीं वल्हांडण, 
म्हणजे पुऱ्या सप्तकाचा रण पाळावा; ह्या सणांत बेखमीर 


सात मेंढे सिद्ध करावे आणि पापार्पणासाठीं रोज एक बोकड 


*-| सिद्ध करावा; २४ आणि अभनार्पेण म्हणून दर गोऱझयामागे 


व- दर मेंढ्यामागे. एफामर अन्न. व दर एफाबरोबर एक 
हीनभर तेळ अपोरवे. २५ सातव्या. महिन्याच्या पौर्णिमे- 
पासून सणाचे सात दिवस पापवलि, होमबलि, अभन- 
बलि आणि तेल हीं याप्रमार्णेच अपोरबी. 


१ पाठभेद; काठ्या. २ एक माप. ३ ऐके वजन. 
९०६ न 


यहेज्कूह ह अ० ४६५१-२१ 


रंभेग्ययु परमेशर म्हणतो, आंतील - अंगणाचें कबरे, आणि दर एफाबरोबर एक. हीनभर . तेल -अपोर्ये.- 
| ध्‌ पूर्वीमिनुख असलेलें द्वार कामाचे सहा .दिवस | १२ : अधिपति परमेश्वराला: स्वसंतोषाचें अपेण म्हणून 
बंद असावें; शब्बाथ दिवशी ते उघडे ठेवावें, तसेंच | होंमबलि किंवा शांत्यपणें करील तेव्हां त्याच्यासाठी पूर्वो- 
अँदरैदरीनाच्या दिवशींहि तें. उघडे ठेवावें:. २ अधिपतीनें । मिसुख असलेलें द्वार उघडावे, आणि इान्बाथ दिवसाच्या-. 
बंहेरूनेः दरवाजाच्या :देवडीकडे जाणाऱ्या मार्गानें यावें, | प्रमाणे त्यानें होमापेण व शांत्यपेणें कराव; तो बाहेर 
त्याने: दरनाजीच्या : कह्यांनजीक उभे राहावें; याजकांनी | निून गेल्यावर द्वार कोणी तरी बंद करावें 
त्यॉजिकॅडळे . होंमापेण “व झांत्यपर्णे . करावी; मग | १३. परमेश्वराला. रोज: होमार्पण करण्यासाठी एक 
त्यार्े . दरवाजाच्या उंबरठ्यावरून परमेश्वराला दंडवत | वर्षोचें निर्दोष असें कोकरू सिद्ध करावें; दररोज सकाळी 
चोरून बाहेर. जावे; हा दरवाजा. संध्याकाळपर्यंत बंद | ते. सिद्ध करावें. १४ दररोज सकाळीं त्याबरोबर अन्ना- 
कॅरे नेवे. २ देशाच्या लोकांनीं दान्याथं दिवशीं व. | पैथ सिद्ध करावें; गव्हाचे पीठ एक षष्ठांश एफा, व से 
चंद्रंदर्शनी' त्या. दरवाजावरूनच - परमेश्वराला दंडवत | नरम करण्यासाठी एक तृतीयांश हीन तेल, असें अभा- 
घालावे. ४ अधिपतीनें शब्बोथ दिवशी परमेश्वराला | पेण परमेश्वराला करावें; हा सर्वेकालचा. विधि सतत चाला- 
होमार्पण करावयाचें ते सहा निदोष. कोकरे व एकं | क्यांचा आहे. १५ या प्रकारें रोज सकाळीं कोकरू, अभा- 
निर्दोष एडका यांचें असावें; ५ दर एंड्क्यामागें एक एका | पैण ब तेळ असें नित्यक्रमानें होमापेण सिद्ध करावें. 
अभार्पैण करावें व दर कोकरामागें यथाशक्ति अन्नापेण | १६ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, अधिपति आपल्या पुत्रा 
करावें आणि प्रत्येक एफाबरोबर एक हीनभर तेल अर्पावे. | पैकीं कोणाला कांही इनाम देईेळ तर तें. त्याच्या 
६. चंद्रदरशनाच्या दिवशीं एक. निर्दोष गोऱ्हा, | वतनांतळें: - असल्यामुळें त्याच्या पुत्राचे होईैर, 
सहा निर्दोष कोकरें व एक निर्दोष 'एडका हीं अपेण तें. त्यांचें वंशपरंपरेचें वतन होईल; १७ पश 
करावी; ७ दर गोऱ्ह्यामागे एक 'एफा व दर एड्क्या- [तो आपल्या वतनाचा कांही. भाग आपल्या 
मार्गे एक एफा अन्नापेण सिद्ध करावें; दर | एकाद्या चांकरास ईनाम. देईल तर मुक्ततेच्या बषषोपयैत 
कोकरामागे यथाशक्ति अन्नापेण करावे, आणि प्रत्येक | तो: त्याजकडे . राहील; मग तो अधिपतीकडे. परत 
एफाबरोबर एक हीनंभर तेळ आपारवे. ८ अधिपतीनें । जाहल; : त्याचें वतन त्याच्या पुत्रांसच मिळेल. 
आंत प्रवेश करितांना दरवाजाच्या देवडीकडील मार्गाने | १८.आणखी अधिपतीनें लोकांचें कोणतेंहि वतन घेळन 
यावें व त्याच मागोनें बाहेर जावें. . .त्यांस -घालवून देऊं नये; त्यानें आपल्या खासगी वतनाचा 
९ सणांच्या दिवशी देशचे लोक परमेश्वरा- | भाग आपल्या पुत्रांस द्यावा; म्हणजे माझ्या लोकांपैकी 
समीप येतील तेव्हां त्यांपैकी जो नमन करण्यास | कोणीहि वतनास मुकून परागंदा होणार. नाही. 
उत्तरद्वारानें आंत येईल त्यानें दक्षिणद्वारानें बाहेर | १९ मगर द्वाराजवळ असलेल्या वाटेने याजकांच्या 
जावें व दक्षिणद्वाराने येईल त्याने उत्तरद्वारानें आहेर | उत्तराभिमुख पवित्र खोल्यांत त्यानें मला नेलं; तों तेथें 
जावें; ज्या द्वारानें तो येईल त्याच द्वारानें त्यानें | पथ्चिमेस अगदीं बाहेरल्या बाजूस एक स्थान आढळळें. 
परत जाऊं नये, तर नीट पुढे जावें. ते | २० तो मला म्हगाला, याजक दोषापेणाचें व पापा- 
प्रवेश करीत असतां अधिपतीनें त्यांच्यांत मिसळून | पेणाचें मांस द्रिजवितान तें हॅ. स्थळ; अनापणाहि येथेंच 
आंत यावें; ते बाह्देर जातांनाहि . त्यानें, त्यांच्याबरोबर; : भाजतात; 'त्यांडी. अंगर्णात 
जावें. ११ उत्सवांच्या व सणांच्या. दिक्शी दर-योऱ्झा: | म्हयचे. त्यांच्या: गुर 
मार्गे एक एफा अन्नापेण व दर एडकमामानें एक: २ *मतर तरनिध्मला बाहेरच्या अंगणात बेले; दुःत्याच्या: 
अन्नार्पण करावें; दर कोकरामार्गे यथाशक्ति अन्नापैणः | चारी कोपर्‍्यांतून मरा फिरविले तों त्या अंगणाच्या 















































खं०-४४९:२९१-०७७२० 





प्ररपॅकः कोपच्यांत- आणखी. एकएक'अंगण. दृष्टीस पेढळें. | जे जीवजंतु* भरलेलें:-शसतीळः ते जमतील व तींत 


२५--अंगणाच्या चारी .कोपर्‍यांस :बोळीस हात लांबीची 
व'-तीसं::हात रुंदीची आवारे होतीं; “ती एका मापाचीं 
होतीं. -₹३४ त्या  चाम्हींमध्ये -चोहोकडे 'चुलोणांच्या संग 
होत्या; आणि: ह्या 'रांगंखाली: सभोवार.. स्वयंपाकाच्या 


चुली होत्या. २४: तो. मळा म्षणाला,- ह्या पाकशास्त्र: 


आहेत, यांत: अमंदिरांची!- सेवाचाकरी:' करणारे : हृसम 
व्येकांचे. यज्ञपशु दिजवितात. 
"४२. .. ७. .सग . त्याने “मला. मंदिराच्या: द्वाराकडे 
(९9 परत नेरे तों पाहा, मंदिराच्या उंबरम्याखाळून 
पाण्याचा :क्षंरा :निघून- पूर्वेकडे. वाहतः-<होता. 
मंदिराची पुढली बाजू. पूर्वेस:होती; ती. झरा :-मंदिंगाच्या 
उजव्या. :बोजून . . वेदीच्या. दक्षिणेस -खाळून - चाहत. 
होता. .२::त्याने--मला. - 'उत्तरंदाशच्या वाटेने... बाहेर 
जेळेंः , 'व::”म्राहेरंच्या रस्त्यात :सभोकार .. फितवून 
बाहेरल्या ::द्वाराकडे : म्हणजे. ..पूर्वामिमुख- : असलेल्या 
हखकडे नेलें, तों पाहा, द्वाराच्या उजव्या बाजूस-पाथरी 


वाहत होतें. २ मग तो पुरुष पूर्वेदिद्धेस चालला वः 


त्याच्या - हातीं 'मापनसंत्र होतें; त्यानें एक. हजार हात. 


अंतर “मापून. मळा पाण्यांतून - चालावयास सांवित्तटें, र्तो. 
- तेथें पणी' धोठ्यांपर्यंत होतें. ४ त्यानें. आणखी: हजार. 


हात : अंतर मापून .मला 'पाण्यांतून :चालावंयीस- सांगित्तले, 


तों....तेक्वे , पाणी :-शुडच्यॉप्येत .दोतें. :त्यानें.. "भशखी- 


हत्रार ::हात अंतर “मापून- मला पाण्यांतूस :-यालावय़ास 
सांगितलें; ततो: तेथे .पाणी . कमरेपर्यंत: होर्ते. ५: त्याने 
आणखी हजार" हात ' अंतर. भापिलें,...तों ; त्या: नदीतून 
माझ्याने ज्ञालवेना,, कारण प्यणी फार-- झालें; मला त्यांतून 
' पोहून <जातां...आर्ठे.. असतें; .उतरून जातां आलें नसर्ते, 
एवढी.त्री: नदी. झाठी, _.... 

६तो मळा म्हणाला, मानबपुत्रा, तूं हे. पाहिळेंना : 


मंग त्यार्ने. मला ' नदोतीरानें. म्राधारी : नेळे, . ७ .परत. 


बहुत॑ झाडे 


तीर्‌ंवेर 


येत. असतां नेंदीच्या 


समुद्राकडे जाते? ही नदी संमुद्रॉस” कून त्याचे पागी 


मासे विपुल होतील, कारण: जेथेंजेथें हें फशी जाईल 
तेथेंतेथे सवे कांहीं निरोगी झोहेळ; जेथेजेथें ही नदी 
जाईल तेथेतेथें सर्वे: प्राणी जीवंत राहतील. १० . तिच्या 
तौरीं धीवर;उभे. राहून : एन-गेदीपासून. एन-इस्काइमापर्यंत. 
पागे, टाकितील; महासागरांतल्या- माशांप्रसार्णे त्या नदींत 
मिन्ञमिन्न' ज्मुतींचे त्रिपुळःमासे.-सांपडतील;. ११: त्यांतीक 


ः पाणथळें व दलदली ग्रांचें पाणी निर्दोष-होणार नाहीं? 
| तीं* खारंटाणेंबः राहतील:.-१२ नदीच्या... उभस: तीरांनीं 
| खाण्याजोगीं फळें : देणारी हरतऱ्हेचीं: झाडें वाढतील; 
. त्यांचीं: पानें वाळणार नाहींत; त्यांच्या फळांचा. : लाग 


खुंटणार.. नाहीं; अ्रतिमासीं. तीं पक्क फळें देतील, कास्ण 
त्या.नैचें पाणी पवित्रस््यानांतून निघाले आहे; त्या वृक्षांची 


फळें: खाण्याज्ञोगीं व त्यांचीं पार्ने.औषधी होतील. .; -:::: 
. तीर पभु परमेश्वर महणतो, तुम्ही हाः देश इक्षाएलाच्या 
"| बारो:बंशांस वतन म्हणून वांटून द्याल तेव्हां. त्यांत. योसे- 
| काचे दोन. वांटे. धरून ...त्याच्या-- सीमाः:येणेंप्रमाणें 


असाव्या : १४ ह्या. देशाचे तुम्हांस सारखे वांटे.मिळून 


' तुम्ही. येथंचें वतन - पावाल, कारण. हा देश. तुकच्या 


वडिलांस देईन अक्षी मीं हात. 'वर करून शपथ केली 
आहे;. या. . प्रकारें हा देश. तुमचे वतन होईल. 


| १५ देशाच्या सीमा : येणेप्रमाणे; उत्तरेस मोठ्या  समुद्रा-. 


पासून हेथलोनाःच्या वाटेने सदादाच्या . सरहद्दीपर्यंत;. 


,१६ हमाथ, बेरोथा, दिमिष्काच्या व .हमाथाच्या सरहददी- 
'वरळें सित्नाईम व॒होरानाच्या सीमेवरळें मध्यहासेर. 
, १७--ससुद्रापासून ही सीमा म्हणजे दिमिष्काच्या सर- 


हृद्दीवरीळ गांव हसर-एनोन एथवर, उत्तरेस हमाथ ही 


सीमा. ही. उत्तर बाजू झाली. १८ पूवस. हारान दू 
-। दिसिष्क, गरिळाद व, इत्याएळदेश यांच्या दरम्यान अस- 
पूवेससुद्रांपयैत मोजणी 


छेळी यादेन नदी; सरहद्दीपासून 


. करा; ही पूर्वे बाजू झाली. १९ दक्षिण सीमा ही: _ तामार- 
' पासून. मरीबोथ कादेशंच्या पाण्यापर्यंत, व तेथून. मिसर- 


देंशच्या नाल्यानें थेट मोठ्या ससुद्रापेयंद; ही. दक्षिण 


“| बाजू झाली. २० पश्चिम -सीमा ही दक्षिण सीमेपासून 
. हमायाच्या 'घाटापर्यंतेचा मोठा समुद्र; ही : पश्चिम बाजू- 
:. निदोष”होतें., % ही महानदी .जाईळ<ेयेंचेचें तींत. | क 


2४ 


र्न्द्ल 





२१-याः:रकारे. तुम्ही हा" देश: आपसांत इला 
हत्येच्या : बंदरॉप्रमार्णे वांटून द्या. २९ असें करा को 


तुम्ही आपल्या -वतनासाठीं आणि. तुमच्यांत “ वस्ती ! 


करणारे :द>सुसयांत - राहून : संतति झालेले परदेशस्थ 
लिक : यांच्या वतुनासाठीं हा देश चिठ्या टाकून-वांदून 
च्या; हे परदेशस्य- लोक इस्यएल वंडाजांमध्यें जन्मलेले 
आहेत.''असें घरून ..चाला;. त्यांस: तुम्हांबरोबर इसा 
एखश्वय़ा वंश्ञांमध्ये. वाटा. मिळावा. २३--अक्षाएलाच्या 
अयो. : निभागांत< कोणी परदेदास्थ राइत: असेल त्यांत 
त्याळाःबतन द्यावें, असें प्रभु परमेश्वर म्हणतो 
आतां वैशांचीं नांवे हीं: उत्तरेच्या 
९४८८-सीमेपांसून हेथलोनच्या.. रसत्याकडील. हमाथाच्या 
घाटाचा रस्ता,, दिमिष्क्राच्या . सरहद्दीवरळें हसर- 
एनान ह्या. पूर्वपश्चिम. सीमा .: असलेला प्रदेश, 
हामाथाठला लागून असलेला :जो उत्तरेकडील प्रदेश तो 
दानाचा विभाग.. २ दानाच्या सरहदहदीस लागून अस- 
केखा जो पूर्वपश्चिम प्रदेश “तो आक्षेराचा विभाग. 
२३ आश्ेराच्या सरहद्दीस लागून असलेला' जो पूर्वपश्चिम 
प्रदेश तो नफतालीचा बिभाग. ४ नफतालीच्या सर- 
हृहीस लागून असलेला जो. पूरवेपश्चिम प्रदेश तो 
मनश्‍शाचा बिभाग. ५ मनाच्या सरहद्दीस लागून 


असलेला जो पूर्वपश्चिम प्रदेश तो एफाइमाचा विभाग. 


६ एफ़ाइमाच्या सरहद्दीस लागून असलेला जो पूर्वपश्चिम 
अदेश तो रऊबेनाचा विभाग. ७ रऊबेनाच्या सरहद्दीस 
लागून असलेला जो पूर्वपश्चिम प्रदेश तो यहूदाचा विभाग 

८. यहूदाच्या, सरहद्दीस लागून असलेला जो पूर्वे 
पश्चिम प्रदेश पंचवीस हजार. होत. रुंद व इतर वंशांच्या 


विभागांइतका पूवेपश्रिम लांब तो. समर्पित. अंश म्हणून 


अर्पाल. त्यामध्यें . पवित्रत्यान .असणार. ९ परमेश्वराला 
जो समर्पित अंश म्हणून अपोल- तो . पंचवीस हजार 
हात लांब व दहा हजार हात रुंद असावा. १० हा 
समर्पित . अंश याजकांचा; हा उत्तरेस पंचवीस हजार 
हात, पश्चिमेस दद्दा हजार हात रुंद, पूर्वेस दहा हजार 

१ पाठभेद: काठ्या; हाच पाठभेद या अध्याग्रांत 
इतर. स्यळींहि समजावा. न त 





अ छे७२१-४८:२९१ 








हत. रक-व दक्षिणेस पंचवीस: हजार. हात , खांब 
करावा; परमेश्वराचे पवित्र स्थान . ह्यामध्ये .असणार. 
७ याजकांपैकी जे सादोक वंडाज पवित्र केले आहेत, 
ज्यांनी: माझे. नियम. पाळिळे आहेत,. व जे लेव्यांप्रमाणें 
- इस्राएल वंराजांवरोबर बहकळे नाहींत, १२. त्यांत देशां- . 
खेव्यांच्या विभागांतला . एक::परमपविश्र. व्रिभाग ' यावा; 

१३ आणि याजकांच्या विभागास .लाणून. पंत्रवीस 
हजार. हात लांब वः. दहा हजार-:हात रुंद असा विभाग 
लेव्यांस - मिळावा; त्याची सबंध लांबी पंचवीस : हजार 


| हात-,व संदो दहा हजार हात असावी. .१५ त्यांनी 


त्यांतळा . कांहीं विकूं 'नये. व. त्याचं, अदलाबदल करूं 
वये; तसेंच -देझ्यांतील :प्रथम फळें इतरांकडे जाऊं देऊं 
नयेत; कारण 'तो भाग परघेश्वराला पवित्र आहे. : 
“१५ त्या. पंचवीस दृजार हात लांबीच्या मदेशपैकी जो 
पांच हजर हात सर्दीचा भाग राहील. तो नगरासाठी 
साक्‍ंजनिक असून.. तो :वस्तीसाठीं 'व. बखळीसाठी 
सोडावा; त्याच्यामध्ये नमरःवसवाचें. १६ त्याचें माप भर्से 
असावें: उत्तर बाजू साडेचार हजार. हात, दक्षिण बाजू 
साडेचार हजार हात, पूर्वे बाजू साडेचार हजार हात व 
पश्चिम बाजू साडेचार हजार हात. १७ नगराची बखळ 
उत्तरें अडीच हात, दक्षिणेस अडीचशे हात, पूर्वेस 
अडीचशे हात व पश्चिमेस अडीचशे हात, असावी, 
१८ या समर्पित प्रदेशाला लागून असलेला लांबीकडील 
भांग पूर्वेस दहा हजार हात व पश्चिमेस दहा हजार 
हात, म्हणजे अथोत्‌ समर्पित भागाला लागून उरलेठा जो 
प्रदेश त्याच्या उत्पन्नानें नगरांतील . कामधंदा करणाऱ्यांचे 
पोषण..व्हावें. १९ सगळ्या इद्लाएळ ..वंशांतील कामधंदा 
करणाऱ्या. नगरांतल्या लोकांनीं त्या ' भागाची मद्यागत 
करावी. २० सगळें ससर्पित, क्षेत्र पंचवीस . हजार हात 
लांब व पंचवीस हजार. हात रुंद असावें; या पवित्र 
ससर्पित अंशाचा चतुर्थाश नगराच्या वतनासाठीं द्यावा. . 
२१ तो समर्पित भाग व॑नगराचें वतन याच्या 
अलीक्तडेपलीकडे उरलेला भाग अधिपतीचा असावा; 
वंशांस दिलेल्या भागांस लागून पंचवीस हजार . हात 


९०९ 


अ* ४८५२१-दानीएल १:७ 





कभॉर्पितं जागेच्या. पूर्वैसीमेवर, . तसेंच पंचवीस हजारे 
हात जंगेच्या. पश्चिमसीमेवर असलेले भाग अधिंप्तीखे 
असावे; समर्पित ' भांग व मंदिराचे. पवित्रस्थान हीं तयो 


दोहे भागांच्या मध्यें असावीं: '२९२ या प्रकारें लेव्यांचें | » 


वतन बं: नगराचे. वतन हीं - अधिंपतीच्या वतनाच्या. 
मध्ये: आहेत; व “हे भधिपतीचें. वतन यहुदाप्रांत- व 
बन्यामीनेम्रांते यांच्या दरम्यान - आहे; 

अधिपती चा होय. - 

२३ . वरकड वंशाचा भाग पूर्वेपल्रिम आहे; 

एक बन्यामिनॉंचा ' विभाग. २४ बन्यामिनांच्या सरहद्दीला 
लागून असलेळा पूर्वपश्चिम प्रदेश तो दिमोनाचा विभाग. 
२५ शिंमोनाच्या सरदंहीला ठागून. असलेला पूर्वपश्चिम 
प्रदेश तो इख्ाएलाचा विभाग, २६ 'हत्सांहाराच्या सरह” 
होला लागून : असलेला पूर्वपण्षिम प्रदेश तो जबुळूनाचा 
विभाग: २७-जबुळूनाच्या सरहदीरा ठागून असलेला पूर्वे 
पश्चिम श्रेदेश. तो. गादाचा निभाग. २८ दक्षिणेख गादाची 


पर्यंत. २७. ही भूमि तुम्हीं चिठ्या टाकून इद्लाएक वंशांस 
वतनासाष्ठीं. वांटून द्यावी; हे त्यांचे . विभाग आहेत. 
अर्लें प्रभु परमेश्वर म्हणतो. 

३० उत्तरदिद्वेस 'नगराबाहेरील रहदारीच्या े्रार्चे 
माफ साडेचार हजार हात असावें. २१ नगरांच्या वेक्षी 
इस्लाएल वंशांच्या नांबाप्रमार्णे असाव्या; उत्तरेकडे तीन 
वेशी असाव्या : रकबेन वेस, यहूदा वेस व' लेवी वेस. 
३१२ पूवेदिहओेच्या रहदारीच्या क्षेत्राचे माप साडेचार 
हजार हांत. असावें; तेथें तीन वेशी. असाव्या : योसेफ 
वेस, बन्यामीन वेस व दान बेस. ३३ दक्षिणदिद्वेच्या 
रहदारीच्या क्षेत्राचे माप साडेचार हजार हात असावें; 
तेथेंहि तीन वेज्ली. असाव्या: दिमोन वेस, इस्साखार 
वेस व जबुलळून वेस. ३४ पश्चिमदिष्ठेच्या रहदारीच्या 
क्षेत्राचे माप साडेचार हजार हात अंसावें; तेथेंहि तीन 


वेशी असाव्या : ग्राद वेस, आश्लेर वेस व नफताली 


वेस. ३५ या प्रकारें रहदारीचे एकंदर क्षेत्र अठरा 
हजार हात असार्चे; या नगराचें नांव येथून पुढें याव्हे- 
झाम्मा ( एर्थे:परमेश्वर आहे ) असें पडेल, - 


दानीएल 


१ . यहूदाचा राजा यहोयाकीम यांच्या कार- | दक्ष; 


९ कौर्दींच्या तिसऱया वर्षी बाबेलाचा राजा नबुखद्रेस्सर 

यानें यरदालेमावर चढाई करून त्याला वेढा घातला. 
२ अभूने यहूदाचा राजा यहोगकीम यास त्याच्या हातीं 
दिलें; त्याप्रमाणेंच देवाच्या मंदिरांतील कांडी पात्रेंहि 
त्याच्या हातीं दिलीं; त्यानें ती शिनार देशीं आपल्या 
दैवताच्या घरी. नेली. आणि आपल्या दैवताच्या भांडा. 


रांत. ठेविली. ३ रांजाने . आपल्या खोजांचा. नायक 


ज्ञानसंप्न, चिद्यापारंगत आणि राजवाष्यांत 
वागण्यास योग्य; असे तरुण पुरुष घेऊन यावे आणि 
यांस खास्द्यांची विद्या व भाषा शषिकंवांवी. ५ राजा खात 
असे त्या 'मिष्टान्ञांतून ब पीत असे त्या द्राक्षारसांतून त्यांचें 
नित्य खार्णॅपर्णे चाळून तीन वर्षेपर्यंत त्यांचें संगोपन 
व्हावे; ही मुदत संपल्यावर त्यांनीं राजाच्या हुजुरास 
यावें, अश्ची राजाने आज्ञा केली. ६ ह्या तश मंडळींत 


अं १५७--२४५१ 





हनन्यास शत्रख, 'मीशयाएलास. .मेशख . व: अजऱ्यास . 


भबेदनगो. 


:“. ८.राजा खात असे तें सिष्टान व पीत असे तो द्राक्षा- 


रस यांचा आपणांस: विटाळ होऊं देऊं नये असा दानी- 
' एकर्ने मनाचा .. निश्चय केलां; म्हणून त्यानें खोजांच्या 
संरद्ारास-विनंति केली की मला यांचा विटाळ नसांक. 


९ :.खोजांच्या सरदाराची दानीएलावर कृपा व दया. 
कह्मावी असें देवाने केलं. १० खोजांचा सरदार दानी- 


'एळास म्हणाला, भाझा. घनी राजा यानें तुमचें खार्णे 


पिणे नेमून: ठेविळें आहें; त्याचा मला धाक. आहे; | यांस 
तुमच्या बयाच्या इतर तरणांपेक्षां तुमची मुखें म्लान | झाले. 


झालेलीं .त्य़ाळा का दिसावी १ राजापुढें मार्झे डोकें उडविले 
'आण्याचा असंग तुम्ही कां आणावा १११ तेव्हां खोजांच्या 
सरदारागे-दाभीएल; हनन्या, मीशाएल,'व' क्षजऱ्या यांवर 
जो :कारेभारी. .नेमिला होता. त्यास दानीएलार्ने म्हटलें, 


:१२ द्दा दिवस. आपल्या. ह्या दासांवर, एवढा प्रयोग करून 


पाहा, आम्हांस खावयास. शाकान्न व प्यावयास नुसतें 


पाणी मात्र दे. १३ नंतर आमची तोंडें पाहा; आणि 


राजघरचें भन्न खाणाऱ्या. तरुणांचींहि तोंडें पाहा; - 
तुझ्या. नजरेस येईल असें तुझ्या ह्या दासांचें कर; : ... 


- १४ त्यानें त्यांची ही बिनंति ऐकून दहा दिवस त्यांज- 


बर. हा प्रयोग केला. १५. दहा. दिवसांनंतर राजघरचें 


अन्न खाणाऱ्या सव तरुणांपेक्षां त्यांचे चेहरे अधिक सुखरूप 


दिसून ते अंगानेहि अधिक घष्टपुट झाले, १६ तेव्हां 
तो कारभारी त्यांचें नेमिलेळें अन्न व द्राक्षारस. देण्याचें 
बंदू करून त्यांस शाकानन देऊं लागला 

र्‍या चौषां तरुणांस देवाने सवे विद्या वःज्ञान' यांत 
निपुण: व प्रवीण केलें; दानीएल हा सवे . इृथ्ंत वः-स्वमें 
यांचा उलगडा करण्यांत तरबेज झाला. -१८. - नबुखद्रे 
स्सर राजानें त्यांस आपल्यासमोर हजर करण्याची . मुदत 
ठरविली होती ती. संपल्यावर. खोजांच्या सरदाराने 
त्याच्यासमोर त्यांना हजर केलें; १९. तेव्हां राजानें त्यांज 
. बरोबर भाषण केलें; त्या 
ऑंशाएल व अजऱ्या यांच्या तोडीचे कोणी दुसरे दिसुन 
"आलि. नाहीत; म्हणून ते राजाच्या हुजुरास राईूँ लागले. 
२० ज्ञानाच्या व विवेकाच्या बाबतींत राजा त्यांस जें 


सर्वीमध्यें दानीएल, हनन्या, |: 





कांहीं बिचारी त्यांवःते' त्याच्छा: भवघ्या राज्यांत असलेल्या: 

सर्व ज्योतिष्यांपेक्षां व. मांत्रिकांपेक्षां-दसपर. हुझाह आहेत 

अर्से त्यांस  दिसून:- येहे. २१ दानीएल. झा ,क्रोरेद. 
राजांच्या: कारकीर्दीच्या पहिल्या वर्षापर्यत तेथें राहिल्या, - 

५. १ नजुखेस्सराला. ' त्याच्या . कारकीदीच्या 

.* दुसऱ्या वर्षी स्वमें पडलीं, तेणेंकरून . त्याच्या. मनाला 
तळमळ. लागली आणि त्याची :शोपः उडाली. 

५३ तेव्हां राजानें हुकूम केला कीं माझी: त्वे काय- आहेत 


४ ते खास्दी, अरामी भाषेत. राजाला 'म्हणाळे;. महाराज, 
चिरायु असा; आपलें स्वमभ आपल्या ह्या दासांस सांगा, 
म्हणजे आम्ही त्याचा अर्थ सांगूं, ५ राजानें खास्य्यांस 
म्हटलें .कीं माझा ठराव होऊन चुकला आहे. कीं: माझें 
स्त्र. व. त्याचा : अर्थ. हीं मला. तुस्दी . कळविली नाहीत 
तर. -तुमचे.. तुकडेतुकडे - करून: तुमच्ॉ.:-: धरे. उकिरडे 
पण. तुम्ही . स्वम-<-अ.. त्याचा: -अर्थ. मला 
अ्ंग्राल तर तुम्हांस मजकहून 'देणग्या, इनामे व'-भोठा 


७ ते पुनः त्याला म्हणाले, महाराजांनी शाप स्वम आपल्या 
ह्या दासांस सांगावें. म्हणजे आम्ही त्याचा अर्थ सांगूं. 
'८ तेव्ह राजानें म्हटळें, मळा खात्रीनें वाटते कीं 


हा-पसंग :टळावा म्हणून तुम्ही शोग्यामाठ्या ग्रोष्टी. सांग्ा- . 
वयाचा जेतः:केला* आहे. :: माशेंः. स्वभ:--मळा< सोया . 
म्हजे त्याचा अर्थ... तुम्दांस सांगतां -येईहेल- क्रिंवा -नाही 
हे. मला.-कळेल.. १*:.खात्यांनीं .सजास.. उत्तर केलें, .. 
महाराजांची ही गोष्ट.. संगेंठ - असा::क्रोणी. .मनुष्य़-. साऱ्या 





आजवेगत विचारी ११. महाराज जी गोष्ट 
विचारिंतात त्ती दुघेट आहे; मानवात वास न करणार्‍या 





त.) 


अ० २५११-३५ 





कोथाच्यानं ती महाराजांच्या हुजुरास सांगवणार 
नाहीं. 4५ हे ऐकून राजा क्रोधाने संतप्त झाला आणि बाबे- 
लाच्या सवे ज्ञान्यांचा वध करावा. अश्ली त्यानें आज्ञा केली. 


१३ ज्ञान्यांचा वध करावा हा हुकूम सुटला, तेव्हां. 
दानीएलाचा व त्याच्या सोबत्यांचा वध करावा म्हणून । 


होक त्यांस शोधू लागले. १४ राजाच्या गारद्यांचा 'नांयक 


अर्योकर हदा"बाबेलाच्या ज्ञान्यांचा वध करण्यास. निघाला . 


होता; त्योजबरोबर . दानीएलानें चातुर्याचें व सुक्षतेचें 


भाषण केले: १५. त्यांने. राजाचा सरदार अर्योक यास 


म्हटलें, अक्षी. निकडीची राजाज्ञा कां £ तेव्हां अर्याकानें 
दानीएलांसःती हकीकत . सांगितली... १६ मम दानीएलानें 
राजाकडे £ जाऊच. विनंति केली. कीं मळा अवकाश 
द्यावा म्हणजे मीःहुजुरास स्वमाचा अर्थ सांगेन. । 

१७ वर 'दानीएलानें आपल्या घरीं जाऊन आपले 
- सोबतीः हनन्या, मोदाएल व अजऱ्या यांस ही हकीकत 
कळविली; : १८. आणि बाबेलच्या ज्ञान्यांबरोबर 
आपला वं आपल्या सोबत्यांचा घात होऊं : नये म्हणून 
दानीऐंलानें त्यांस विनंति. केली कीं. याः:रहस्यांसंबंधानें 
स्वर्गायं देवाने आपंणांकर * दया करावी असें त्याजवळ 
मागावे; १९. मंग रंत्री दृष्टांतांत हें रहत्य -दानीएलॉस 


प्रमट- झालें; त्यावरून दानी एलाने स्वर्गायः देवाचा धन्यवाद | 


'केळा. २०. दांतीएल म्हणाला, देवाचें नाम. युगानुयुग 
धन्यवादित असो; कारण ज्ञान - व' बल' हीं त्यांचीच 


आहेतं; ९१ तोच प्रसंग व समय बदलतो; तो राजांस । 


त्यानापंत्र-अगरः स्थानभ्रे् करितो; तो ज्ञान्यांस ज्ञान देतो 
वंःबुद्धिमांनांस बुद्धि देतो; २२ तो गहन व गूढ गोष्टी 
प्रगट करितो; अंघारांत काय आहे. हे त्याला: ठाऊक 
असंतवें;; त्याच्याजवळ प्रकाश . वसतो. २३ हे. माझ्या 
पूर्वजांच्या. देवा, मीं, तुझे उपकार. भानितों व तुझें 
त्तवन करितों कीं-तू मला ज्ञान व॑ बल हीं दिलीं आहेत. 
आणि ज्यांसाठीं आम्हीं तुला विनविलें तें तू मठा आतां कळ- 
बिलें आहे: तूं आम्हांस राजाची गोष्ट कळविली आहे. 


२४ ह्यांवर दानीएल, ज्या. अर्याकास. राजाने बाबेलांच्या 
ज्ञानी पुरुषांचा. वध . करण्यास . नेमिळें..द्ोते त्याजकडे. 


जाऊन : म्हणाला, .. बाबेलाच्या.... ज्ञान्यांचा .बध.... करू 


नका; मला महाराजोंपुढं.. न्या. म्हणजे त्यांला स्वप्नाचा 
अर्थ सांगतों. 

२५ तेव्हां अर्योकाने. दानीएलास त्वरेने . राजाकडे 
नेऊन म्हटलें, राजास स्वमाचा अर्थ सांगणारा असा एक 
पुरुष बंदिवान करून आणिलेल्या . यहूद्यांमध्ये मळा आढ- 
ळला- आहे. २६ बेलटडास्सर हे. नांव मिळालेल्या दानी- 
एलास राजानें म्हटलें, मीं जें स्वम पाहिलें तें व त्याचा 
अर्थ मला सांगावयास तूं समर्थ आहेस काय १ २७ 
दानीएलानें राजाला उत्तर दिलें की. सरकारनीं जें रहस्य 
वरिचारिळें आहे. तें ज्ञानी, मांत्रिक, ज्योतिषी. व देबक्व 
यांस राजाला सांगतां येणार नाही; २८ तरी रहस्ये प्रगट 
करंणारा देव स्वगीत आहे आणि त्याने पुढील काळीं काय 
होणार हें नबुखद्रेस्सर महाराजांलां कळविलें आहे. - आपरे 
स्वम, आपण :बिछान्यानर॑-पडला असतां आपणाला झालेला 
दंत असा आहे: २९ महाराज, आपली. गोष्ट अशी,कीं या- 
पुढें काय घडणार हे.विचार आपण निछान्याबर पडला असतां 
आपल्या मनांत आले, आणि यापुढें काय होणार हें रहस्ये 
प्रगट करणाऱ्या देवाने “आपणाला कळविलें आहे. २० 
आंतां.माझी गोष्ट अक्षी आहे कीं हे रहस्य मला प्रगंट झालें 
आहे तें मी कांहीं इतर मानवांपेक्षां अधिक बुद्धिमांन आहे 
म्हणून नव्हे, तर महाराजांला स्वमाचा अर्थ प्रगट व्हावा व 
आंपंणाळा आपल्या मनांतील विचार समजावे म्हणून झालें 
आहे. 

३१ महाराज, आपणं दष्टांत पाहिला त्यांत एक मोठां 
पुंतळा आपल्या नजरेसं पडला; हा पुतळा भव्य व तेज:- 
पुंज असा आपणापुढे उंभा होता; त्याचें रूप विक्राळ होतें. 
३२ त्या पुतळ्याचे शीर उत्तम सोन्याचे, त्याची. छाती 
व हात स्प्याचे, त्याचें पोट व मांड्या. पितळेच्या, 
३३.त्याचे पाय लोखंडाचे व त्याच्या पावलांचा कांहीं 
भोंग लोखंडाचा व कांहीं मातीचा होता. ३४ आपण स्व 
पाहतं असतां, कोणाचा हात न लागतां, एक पाषाण 
आपोआप सुटला व त्या पुतळ्याच्या लोखंडी व मातीच्या 
पावलांवर आदळून त्यांचे . फुटून. तुकडेतुकडे झाळे. 
३५ तेव्हां लोखंड, माती, पितळ, र्पॅं व सोनें .यांचें 
चूर्णे हाऊन उन्हाळखळ्यांतील . भुसाप्रमार्णे: तीं झालीं. 


९१२ 


दानीएल 


अ० २५२५-३६ 





-बाऱ्यानें तीं उधळून नेलीं; त्यांचा मागमूस राहिला नाहीं; | कळविळें आहे; हॅच आपलें स्वप्न, व. त्याचा अर्थहि 


त्या पुतळ्यावर आदळलेल्या पाषाणाचा एक मोठा पर्वत 


होऊन त्यानें सवे प्रथ्वी व्यापिली. २६ हेच आपलें स्वप्न. | 
*एलास साष्टांग नमस्कार घातला आणि त्याजपुढें नेवेद्य 


आतां याचां अर्थ राजाच्या हुजुरास आम्ही सांगतो. 
:. ३७ महाराज, आपण राजाधिराज असून आपल्याला 
स्वर्गीय “देवाने राज्य, पराक्रम, बल व वैभव हीं दिलीं 


आहेत; :३२८ आणि जेथें जेथें. मनुष्यजातीचा निवास 


आहे, तेथील वनपळु व॒अंतराळांतील पक्षी त्यानें 


आपल्या अधीन केळे आहेत, त्या सर्वावर आपण सत्ता 
ठेविली आहे; सुवणोचें शीर आपणच आहां. २९ आप- | 


. ल्यानंतर आपल्याहून कनिष्ठ असें राज्य उत्पन्न होईल; 
आणि. पितळेचे असें तिसरें राज्य होईल; तें स्व 
सृथ्वीवर सत्ता चालवील: ४० चोर्थे राज्य लोखंडा- 
सारखें मजबूत्त होईल; लोखंड सर्वांचा भुगाभुगा करिते 
त्से तें राज्य चूर्ण करणाऱ्या लोखंडासारिखे. सर्वाचे चूर्ण 
करील. ४१ आपण त्या पुतळ्याची पावलें व पावलांची 
खोटें पाहिलीं;: त्यांचा कांहीं भाग कुंभाराच्या मातीचा 
व कांही भाग: लोखंडाचा होता; तसें हें राज्य द्रिविध 
होईल; तरी मातीशी. लोलंड मिसळलेले आपण पाहिलें 
तशी. त्या राज्यांत लोखंडाची मजबुती राहील. ४२ त्या 
पुतळ्याच्या पावलांची बोटें. कांहीं. भाग लोखंडाची ब 
कांहीं भाग मातीची होतीं; तसें तें राज्य.. अंशतः बळ- 
कट व अंशतः भंगुर असें होईल.. ४३. लोखंड माती- 
बरोबर मिसळलेले आपण पाहिलें,' तसें त्या राज्यांतले लोक 
इतर लोकांबरोबर संबंध जोडितील; फ्ण असें लोखंड 


भमातीबरोक्‍्र एकजीव: होत नाहीं, तसे तेहि त्यांच्याबरोबर 


एकनाव होणार नाहींत. ४४ त्या राजांच्या अमदानींत 
स्वगीय -देव एका राज्याची स्थापना करील, त्याचा कधीं 
भंग 'होणारः नाही; त्याचें प्रभुत्व वुसऱयाच्या हातीं कधीं 
जाणार. नाही; “तैरेःतें या: सवे राज्यांचे चूर्ण करून त्यांस 
नंष्ट करील व. तेःह्षबरेकोळ टिकेल. ४५ आपण स्वप्नांत असें 
पाहिलें कॉ. कोणाचा हात न लागतां त्या पवेतापासून 
एक पाषाण भापोआप . खुटळा आणि त्यानें लोखंड, 
चितळ, माती, रुपं व सोनें यांचें चूर्ण केलें; त्यावरून 
पुढें कोय होणार हें त्या थोर. देवाने, महाराजांच्या हुजुरांस 


ष्ट 


निःसंशय हाच आहे. , 
- ४६ तेव्हां नबुखद्रेस्सर राजाने पोल्थे पडून दानी- 


ठेवून त्याला धूप दाखवा अशी आज्ञा केली... ४७ राजानें 
दानीएलास म्हटलें, तुमचा देव. खरोखर देवाधिदेव व 
राजराजेश्वर आहे, आणि तुला हें रहस्य प्रगट करितां आळे 
म्हणून तो रहत्वें प्रगट . करणारा देव आहे. ४८ मंग 
राजानें. दानीएलास थोर पदास चढबिलें, त्याला मोठ- 
मोठी इनामे दिली, त्याला सगळ्या बाबेल परगण्याची 
सत्ता दिली आणि त्यास बाबेलाच्या सवे क्ञान्यांच्या प्रमु- 
खांचा अध्यक्ष केलें. ड९ राजाने दानीएलाच्या चिनंती- 


-यरून शद्रख, मेहाख ब अन्रेदूनगो यांस बाबेल परगण्याचा 


कारभार सांगितला; दानीएल राजदरबारी असे. 
:.. “१ मदुखद्ेत्सर राआरने सुवणणांची एक मूर्ति 
शै केली, तिची उंची साठ हात व रंदी सहा हात 
होती; तिची स्थापना त्यानें बाबेल परगण्यांतील 
दूरा नामक मैदानांत -केली.. २ ही जी मूर्ति नबुखदे- 
स्सर. राजाने. स्थापिली ..होती तिची प्रतिष्ठा करण्या- 
साठीं त्यानें राजप्रतिनिधि, नायब आधिपति, सरदार, 
संत्री, भांढारी, न्यायपेडित, न्यायाभीशा व सुभ्यांचे 
सवे अधिकारी यांनीं एकत्र अमावे म्हणून त्यांस 
बोलावणे केलें. ३ तेव्हां. राजप्रतिनिधि, नायब 
अधिपति,. .सरदार, मंत्री, भांडारी, न्यायपंडित,. 
न्यायाधीश व सुस्यांचे सर्वे अधिकारी हे नबुखद्रेस्सर 
राजानें स्थापिलेल्या मूर्तीची प्रतिष्ठा करण्यास एकत्र 
जमते आणि तिच्यासमोर. उभे राहिले. ४. मग एका 


भाटानें मोठ्याने घोषणा केली कीं, अहो लोकांनो, 
'निरनिराळ्या राष्ट्रांतील. निरनिराळ्या भाष्रा बोलणाऱ्या 


लोकांनो, : तुम्हांस. आक्वा -होत - आहे. कीं . ५ दिस, 
बासरी, सतार, सारंगी, वीणा, - पुंगी वगैरे वाद्यांचा 
ध्वनि तुमच्या कानीं . पढतात्व नबयुखद्रेस्सर . राजानें जीं 
सुवर्ण मूर्ति .. स्थापिली.:आाहे तिच्यापुढे तुम्दी साष्टांग 


- घाढणार नाही त्याला. तत्झषणींच धगधगीत. अमीच्या 
«१३ | र 


अ० ३५६ -२८ 


अह्टींत टाकितील, ७ ह्यासाठी ॥शैंग, बासरी, सतार, 
सारंगी, वीणा वगैरे वाद्यांचा ध्वनि कानी पडतांच 
निरनिराळ्या राष्ट्रांतील निरनिराळ्या भाषा. बोलणार्‍या 
सवे लोकांनी नबुखद्रेस्सर राजानें त्यापिलेल्या त्या 
खुवर्ण मूतापुढे सांग दंडवत घातलें. 

८ यावर कित्येक खास्द्यांनीं राजाकडे जाऊन यहूद्यांवर 
दोषारोप केला. ९ ते नबुखद्रेस्सर राजास म्हणाले, महा- 
राज, चिरायु व्हा. १ ० महाराज, आपण हुकूम केला कीं शिंग, 
आसरी, सतार, सारंगी, वीणा, पुंगी वगैरे वाद्यांचा ्वनि ज्या 


रै 
न. 


ह हि 


| 


ककत 
8. 
ह्ढै 


ड नग 
13117 
1141888. 


..॥ 


आहोत सोब्यापगाठा सॅमर्य. माहे; महाराव, तो 


- शाह्हांस आपल्या हातांतून सोडओीठ, १८ ते. कसेहि असो, 


दानीएल 


पण महाराज हे आपण पक्के समजा बीं आम्ही आपल्या देव- 
तांची उपासना करणार नाहीं आणि आपण स्थापिलेल्या सुवणे 


. मूततीला दंडवत घालणार नाहीं. १९ हें ऐंकून नयुखद्े- 


स्सर संतापला; शाद्रख, मेशख व अबेदनगो यांच्या- 
संबंधार्ने त्याची मुद्रा पालटली; आणि त्यांने आज्ञा केली 
कीं, भटी नेहमीपेक्षा सातपट तप्त करा. २० मग त्यानें 
आपल्या सैन्यांतील कांहीं बलिष्ठ पुरुषांस आह्वा केली 
कॉ शदख, मेशख व अबेदनगो यांच्या मुसक्या बांधून 
त्यांस त्या तप्त अभ्नीच्या भट्टींत टाका. २१ तेव्हां त्या 
पुरुषांस त्यांचे पायमोजे, अंगरखे, झगे वगैरे वरत्रांसहित 
बांधून धगधगीत अम्नीच्या भहींत टाकिर्टे. २२ राजाचा 
हुकूम अगदीं सक्त असल्यामुळें ती भट्टे फारच तप्त 
केली. होती; म्हणून ज्या पुरुषांनी शरख, मेदाख व 
अबेदनगो यांस तिजवर नेळें ते ज्वालांनीं भाजून 
मेळे. २३ शद्रख, मेशख व अनेदनगो हे तिघे पुरुष मुसक्‍या 
बांघिळेळे असे त्या घगघगीत अमीच्या भट्टीत पडले. 


: २४ नंतर नबुखद्रेत्सर राजा चकित  ' होऊन 


पटकन उठला; . तो आपल्या मंत्र्यांस म्हणाला, आपण 


अबेदनगो, परात्यर देवाचे सेवकहो, अमींवून 
या. तेव्हा शद्रख, मेशख व अभींतून 


९१४ 





_ झात्द मोडिला, आपल्या देवाखेरीज अन्य 
देवाची सेवा . व. उपासना करावयाची नाहीं म्हणून 
त्यांनी आपले देह आपिले; त्यांस त्यांच्या देवाने आपला 
दिश््यदूत पाठवून सोडविळें आहे; त्याचा धन्यवाद 
असो,» २ ह्याक्तरितां मी फर्माबितो की. सवे लोक, प्रत्येक 


राष्ट्राचे व अत्येक भाषा. बोलणारे लोक, यांपैकी. जेंः 


कोणी . :शद्रख, 'मेदाख व अनेदनगो यांच्या देवा 


विरुद्ध कांही बोलतील त्यांचे तुकडेतुकडे. करण्यांत ' 
येतील; त्यांच्या घराचे उकिरडे करण्यांत येतील; 


कारण अशा प्रकारें. सोडविण्यास समर्थ दुसरा कोणी 

देव नाहीं. ३० नंतर राजानें शद्रख, मेशख व अबेदनगो 
यांस बाजेल परगण्यांत. मोठ्या हुद्दयास चढविले. 

नंबुखद्रेस्सर राजा याजकडून सर्वे एथ्वीवर 

९४ राहणार्‍या 'सर्व लोकांस, सर्व राष्ट्रांच्या व सर्वे भाषा 

बोलणाऱ्या: लोकांस: तुमचें कल्याण असो! 


२ परात्पर देवाने. जीं चिन्हें व जे अद्भुत चमत्कार 


मजसंबंधानें दाखविले तीं. विदित करावीं हें मला वरे 
वाटळें आहे. ३ त्याची चिन्हें किती थोर ! त्याच्या 
अद्भुत चमत्कारांचा प्रभाव केवढा ! त्याचें राज्य 
सवकालचे आहे. व त्याचें प्रमुत्व “ पिढ्यानपिढ्या 
राहणारे आहे. . 

४ मी नबुखद्रेस्सर. आपल्या ग्रहांत चैनींत होतों, 
आपल्या मंदिरांत समृद्ध होतो. ५ मीं स्वप्न पाहिलें 
त्यानें मी भयभीत झालों; मी पलंगावर पडलो असतां 
माशे. विचार व माझ्या मनांत घोळत असलेल्या कल्पना 
यांनीं मीं चिंताक्रांत झालो. ६ तेव्हां मी आहा केली 
की मला स्वप्ताचा अर्थ सांगण्यासाठी बाबेलांतील सर्व 
ज्ञानी पुरुषांस मजकडे आणावें. ७ तेव्हां ज्योतिषी, 
मांत्रिक, खास्दी व दैव हे वाछ्यांत आल्यावर मीं 
आपलें स्वभन त्यांच्यापुढे मांडिळें; पण त्यांनीं त्याचा अर्थ 
मळा सांगितला नाहीं. ८ सरतेहेवटी दानीएक मजपुढें 
आला; त्याचें माझ्या देवाच्या नांवावरून बेल्टशस्सर 


हें नांव ठेविळें आहे; वः त्यांच्या ठायी. पॅबितरें देवाचा | 
आत्मा वसत आहे; त्मोठा मी झापळें स्वी सागितले. | माह 


९. मी म्हणालो, .हें नेलटशस्सरा, ज्यौविष्यांच्या 





: सांगता गयी प्नांदी; 


अर १३:२८-४: ३८ 


पवित्र देवांचा आत्मा तुझ्या ठायी ' आहे व 


' कोणतेंहि रहस्य. तुला समजावयाला अवघड. नाहीं हॅ... 
महा ठाऊक आहे, तर मी प्रहिठेल्या 'स्वाग्मंतील इष्ंत 
.ब:ःत्यांचा अर्थ मला सांग. र 


१० मी आपल्या.पलंगावर पडला असतां. माझ्या 
मनांत जे दृशांत धोळत होते ते हेः मीं पाहिलें, तों 
पृथ्वीच्या मध्यमार्गी एक वृक्ष होता, त्याची उंची फार 
मोठी होती. ११ तो ब्ृक्ष वाहून मजबूत झाला; त्याची 
उंची गरगनास पोहंचलळी व तो सगळ्या एध्वीच्या दिगं- 
तांपर्यंत दिसूं लागला.. १२ त्याला सुंदर पानें... होतीं, 


'त्याचर फळें विपुठ असून सर्वांस खावयाला पुरतश्रीं होली; 


वनपेक्ठु त्याच्या आश्रयाने राहत, अंतराळांतील पक्षी 
त्याच्या शाक्षांमध्यें वस्ती. करीत, व त्या वृक्षावर सर्वे 
मनुष्याचे पोषण होत असे. १३ मी पलंगावर पडलो 
असतां माझ्या. मनांत. दृष्टांत धोळत होते, त्यांत मीं 
पाहिलें की एक. जागल्या, पवित्र पुरुष, आकाझांतून उत- 
रडा. १४ तो मोठ्याने पुकारून म्हणाला, हा क्ष तोइून 
टाका, ह्याच्या फांद्या छेदा, ह्याची पानें झाडून टाका व 
ह्याची फळें विखरा, ह्याच्याखालीं राहत असलेले पशु 
निघून जावोत, व पक्षी ह्याच्या शाखांतून उदूून जावोत. 
१५ तरी पण ह्याचें बुंध जमिनींत राहूं द्या; ह्यास लोखंड 
ब पितंळ यांच्या पध्थानें बांधून रानांतल्या कोवळ्या गंव- 
तांत राहूं द्या; ह्यास आकाशांतल्या दहिंवराने भिजू द्या; 
भूमीवरील गवताचा वांटा . ह्यांहा वनपशंबरोबर मिळो; 
१६ ह्याचें मानवहृदय जाऊन ह्यास पडुह्ृदय प्राप्त होवो; 
व सात काळ त्याजवरून जावोत. १७ हे शासनत्या 
जागल्यांच्या ठरावाअन्वयें वं पवित्र जनांच्या वचनानुसार 
झाले; सें अशासाठी कीं मानवी राज्यावर परात्पर देवाची 
सत्ता आहे, व तो तें पाहिजे त्यास देतो. आणि 
त्यावर अगदी हलक्या प्रतीच्या मनुष्यांपॅकी पाहिजे 
त्याला नेमितो, हें. सवे जीवधाऱ्यांना समजावें. १८ हॅ. 
स्वप्न मी नबुख्देल्सर राजाने पाहिळे आहे. तर आता हे. 
वेल्टतीस्सरा,- याच्या. अथोचा उलगडो' कर, कारणं - 





हो तुळा सांगता येईल 


२९१५ 


अ०.:१८-२र७ 





_ पवित्र देवांचा आत्मा तुझ्या. ठायी आहे. 
- $९-. मय बेल्टशस्सर हें नांब..दिलेळा दानीएळ 
क्षणसर :जु्यकळ्यांत पढला. वे कविरानीं त्याचें: मन 
व्यम्न झालें. तेव्हां राजा त्याला : महणाला; बेल्टशस्सरा. 
या . स्वपतासंबंधाने व., त्याच्या. अ्थोसंबंधाने तू॑ घाबरू 
नंको. . तेव्हां :नेल्टरास्सराने म्हटले, माझ्या स्वामी, हे 
स्वम. तुझ्या देष्टयांस. व त्याचा अर्थ तुझ्या जेज्यांस- लाू, 
पडो:. २०: तू. ब्रक्ष.पाहिला तो वाहून मजबूत झाला, 
त्याची 'उंची.*गगनास पोहचली, तो 'सगळ्या पृथ्वीला 
दिसूं लागला; २१. त्याचीं पानें सुंदर होतीं, त्मावर फळें 


विपुल असून. सर्वास: खावयाला पुरतझीं होतीं, त्याच्या | वनपक्यांत 


खालीं वनपंशठ राहत. होते व त्याच्या शाखांत-अंतराव्यंतील- 
यक्षी क्प्ती: करात .होते; २२: हे.. राजा, क्यो तक्ष वुंच 
आहेस; : तूं वाहून. बलवान्‌. झाळा आहेस; तुझी: थोस्वीः 
वाढून गगनापर्यंत पोहंचली::आहे,- तुझें राज्य- दिगंतांस 
: पोहंचठें. आहे. २३ एक जागल्या, पवित्र पुरुष, आाकाझां-- 


तून उतरून. म्हणाला, हय क्ष: तोहून ह्याचा, भार करा;- 


तथापि ह्याचें. बुंध अमिमीत राई, द्या; शास: लोर्खड ब: 


पितळ.>.यांच्या .. पश््याने-:-बांधून रानांतल्या: कोवळ्या: 


यबतांत राहू. द्या; ह्यास क्षाक्राशांतल्या. दहिंवरानें मिजं 
यया, ह्याला 'त्रनपदांवरोबर वांटा" मिळो,.. ह्याजवरूत-सात 
काळ जावोत 'तोंबर कसें होगो, शस राजूने. पाहिळे २४ हे 
राजा, -याचा. भर्थ, असा आहे. आणि माझा स्वामी. राजा 
'याजबिषयीं परात्पर. वेधाचा..ठराड- हा आहे.; २५. तुला 
सनुष्यांतून घालवून देतील; बुझी.:बस्ती अनपद्मंल होईल 
तुळा बैलांप्रमाणें गवत खार्ये. कागेश; तूं भाकाझांतीठ- दहि 


स वराने .मिजश्ील; मानवी. खज्याबर:परात्पर. : देवाची सत्ता: 


आहे.व तो. तें.प्राहिजे त्यास: देतो. हें हान: तुत्म होईपर्यंत. 
वुजवरून सात काळ जातील: ' २६ त्यांनीं त्या :बृक्षाचे 
अुंध- राखून. ठेवाबयास सांगितलें, याचा. अर्थ-हाःक्री सता 


ही स्वर्गातील देवाची . आहे: हें ज्ञान तुला झालें म्हणजे , 


- सुझें ..राज्य निश्चयाने 'तुला- मिळेल; ,३०,,म्ढणून, - हे 


राजा, माझी मसळत- तूं. मान्य करावी; तूं फ्रपं सोहून 


धमोचरण करावें; . अधर्म . सोहन... ग॒क्ष्बांबर . . दया 
करावी; अझ्ाने कदाचित. तुझें त्वास्य्य अधिक काळ राहील 














: २८ हॅ सगळें नवुखद्रेस्सर राजा . याजवर 


 गुजरळें. २९ बारा महिने लोटल्यावर . तो 'एकदा 


बाबेलच्या राजवाख्याच्या गचीवर फिरत. होता. 
३५ त्या वेळीं राजा म्हणाला, . हें 'थोर बाबेल -नगर राज- 
निवासासाठी माझ्याच पराक्रमाने -व माझ्या प्रतापाच्या 
घैभवासाठी मीं बांधिळें. आहे. ना! ३१ हे शब्द 


' राजाच्या मुखांतून निधतातं 'न निघतात तोंच आकादा- 


वाणी झाली कीं, हे राजा, नबुखद्रेस्सरा, हे तुला 
बिदित होवो कीं तुझ्या हातची राजसत्ता गेली आहे. 
३२ तुला  मनुष्यांतून घालवून देतील; तुझी वस्ती 
[त होडेल; तुला ::बेलांप्रमाणें गवत खावे. लागेल; 
आणि मानवी राज्याबर परात्पर देवाची सत्ता आहे 'व 
तो. तें :पाहिजे त्यास :देतो:हें. ज्ञान तुर. होईपर्यंत तुज- 
वरून सात काळ जातील. ३२ त्माच. घटकेस. हें नबु- 
खद्रेस्सराच्या प्रत्ययास: . आलें; . 'त्याला.. .मनुष्यांतून 
घालवून विळे. व तो बैलांप्रसाणे गवत. खाऊं 'लागला; 
त्याचें : हारीर आकाझांतल्या दहिंवराने भिजू लागले; 
येथवर कीं . त्याचे. केस गरुडाच्या. पिसांममाणें वाढले 


' आणि त्याची. नखें फ्ल्यांच्या नखांसारखीं झालीं. .- 


३४ .हे.. दिवसः संपल्यावर मी :नबुख्रेस्सरानें आपले 
डोळे आकाशाकडे लाविले; माझी बुद्धि मला परत आली; 
मी परात्पर देवाचा. धम्यबाद.. केला, . त्या. सदा जीवंत 


' असणाऱ्या. . देवाचे स्तवन . केलें व त्याचा महिमा. 


गाइला; कारण त्याचें. प्रमुत्त सर्वेकाळचें. भाहे,: आणि 
त्याचें - राज्य पिढ्यानपिढ्या राहणारे. आहे. ३२५ एभ्बी 


' बरीक सव. रहिवासी केवळ. कःपदार्थ होत; तो आकाशां- 


तील आपल्या. सैन्याचे ब. एथ्वीवरील रहिवाऱ्यांचें 
इच्छेस बेईल. तें करितो; त असे. काय करितोस, असें 
त्याचा. इत:- घरून. कोणाच्यानें त्याला म्हणवत नाहीं. 
३६. त्माच वेळीं. माझी - बुद्धि मला: परत. आली 
माझ्य़ा : राज्याच्या ' वैभवास्तव माझा प्रताप ध॒ तेज. 
हीं मता . पुनः: प्राप्त झालीं; माझे मंत्री व माझे 


, सरदार माझ्या भेटीस. आळे; मी . आपल्या राज्यांत 
. स्थाप्रीत झालों; ब मला. अत्बंत. मोठी. थोरवी प्राप्त 
| झाली. ..: 


-३७ आतां. मी नवुखद्वेस्सर... स्वर्गीच्या 


- ५१६ 


_ स्तवत. करितों, . त्याचा. जयजयकार करितो व 
त्याचा महिमा: व्णितो; कारण त्याचीं. सवे झृत्यें सत्य 


आहेत; त्याचे सर्वे मार्ग न्याय्य आहेत; जे. अमि- 


आणानें चालतात त्यांस त्याला नीचावंस्थेंत लोटिता येतें 
बेलदस्सर राजाने आपल्या एक इजांर सर- 
;.” दारांस मोठी' मेजवांनी केली; त्या हजारांसमक्ष तो 
धर द्राक्षारस प्याला. २ द्राक्षारसाचें सेवन करीत असतां 
बेलरास्सरानें. हुकूम केला. कॉ माझा बाप. नबुखद्रेस्सर 
यानें यरकालेमांतील मंदिरांतून जी सोन्यासऱ्याचीं पात्रें 
आणिली आहेत तीं घेऊन या, म्हणजे मी, माझे सर- 
दार, माझ्या पत्नी व उपपत्नी यांस त्यांतून द्राक्षारस 
पिर्ता येईल. २ तेव्हां यरुशलेमांतीळ देवाच्या. मंदिराच्या 
पवित्रस्थानांतून आणिलेलीं सोन्योचीं . पात्रें ते. घेऊन 
आलें; रांजा, त्याचें सरदार, त्यांच्या पत्नी व उंपपत्नी 
हीं त्यांतून द्राक्षारस प्योलीं. ४ त्यांनीं द्राक्षारेसे पिऊन 
सोनें, रुपे, पितळ, लोखंडं; काच व पाषाण यांपासून 
चंडलेल्या दैवतांचें स्तवन केलें. 
" ७ त्याच घटकेस मांनवी हाताची “बोटें प्रगट झालीं 
व त्यांनी दीपब्रक्षासमोर राजंवाल्धाच्या मिंतीच्या 
रिलाव्यावर कांहीं लिहिलें, आणि हाताची बोटें लिहीत 
होतीं ती राजाच्या दृष्टींस पंडलीं. ६ . तेव्हां राजाची 
मुद्रा पालटली व॑ तो बिताक्रांत-झाडा; त्याच्या कंबरेचे 
सांधे ढिले पडले, आणि त्यांचे गुंडघे लटपट लागले. 
७ राजानें मोठ्याने ओरडून म्हंटळें कीं मांत्रिक, 'खास्दी 
ब दैवज्ञ यांस घेऊन या. राजा त्या बांबेलाच्या ज्ञान्यांस 
म्हणाला, जो कोणी हा लेख वाचील व ह्याचा अर्थ मला 
सांगेल त्याला जांभळ्या रंगांचा पोशाख मिळेल, त्याच्या 
गळ्यांत सोन्याचा गरोफ घालण्यांत येईल व तो राज्यां- 
तील तिघां अघिपतींतला एक होईल. ८. मग राजाचे 
संवे ज्ञानी पुरुष वाच्यांत आठे; पण त्यांस तो लेखं 
चाचतां येईना व त्याचा अर्थ राजाला सांगतां येईना. ९ 
तेव्हां बेलळशस्सर राजा फार चिंताक्रांत झाला, त्याची 
मुद्रा. पाळ्टली, आणि त्याचे सरदार धाबस्ले. 
%% राजा वःल्याचे सरदार: यांचे शब्द ऐकून राणी 
भोजंनग्रहांत ऑली*ती म्हणाली, महाराज, चिरायु असा. 





अ० घे:ः२०-५१९ 





आपल्या मनाळा तळमळ. होऊं देऊं नका; आपण आपली 
सुवा पालट देऊं नका; ११ पवित्र देवांचा. आत्मा ज्यांत 
आहे. असा एक पुरुष आपल्या . राज्यांत आहे; आपल्या 
बाप्नाच्या: कारकीर्दीत प्रकाश, विवेक : व देवांच्या जञाना- 
सारखें क्षान' हीं त्याच्या ठायी दिसून आलीं; : महाराज, 
आपलां कप नंकुखद्रेस्सर राजा यांनीं त्याला ज्योतिषी 
मांत्रिक; खास्दी व देवश्ञ यांचा .अध्यक्ष नेमिले: होतें 
१२ कारण उत्तम आत्मा, ज्ञान, विवेक, स्वप्नाचा. अर्थ 
सांगणे, कूटप्रश्न उलगढणें, कोडीं उकलणें, यांसंबंधार्ने, 
ज्याला . राजानें बेल्टशस्सर अर्ले नांव दिलें होतें. तो 
दौनीएल प्रवीण होता असें दिसून आलें; तर - आतां 
दानीएलास बोलावून आणा म्हणजे तो. अर्थ सांगेल. ... .. 

१३ * तेव्हां दानीएलास' राजापुढें- आणिलें. राजा 
त्यास म्हणाला; माझा बाप जो राजा त्याने यहूदातूतर 
पकडून आणिलेल्या ' लोकांपैकी दानीएल तो. तूंच का? 
१४ मीं तुजविषयीं ऐकळें आहे. कीं देवांचा आत्या 
तुझ्या ठायी आहे. आणि प्रकाश, विवेक व उत्तम 
न“ हीं' तुझ्या ठायीं दिसून आलीं. आहेत. १५ आता. 
हा. लेख वाचून त्याचा अर्थ करून मला सांगावा 
म्हणून हे ज्ञानी व मांत्रिक लोक माझ्यापुढे आणिले 
पण. त्यांचा अर्थ त्यांस सांगतां येईता. : १९ मीं. तुज- 
विषयीं * ऐकले आहे. कीं, तुला. स्वभाचा “अर्थ सांग्रतां 
येतो व कोडीं उकलतां येतात; आतां तुला : हा :छेख 
वाचतां: येऊंने त्याचा अर्थ मला सांमतां आला तर 
तुर. जांभळ्या: रंगाचा: पोषाख मिळेल, तुझ्या- गळ्यांत 
सोन्याचा. गोफ --घालण्यांत येदहेलळ आणि तूं राज्यांतील 
तिधां अधिपतींतला एक होशील. 

१७.तेव्हां दानीएलानें राजांस उत्तर दिळें कीं . तुझ्या 
देणग्या तुजजवळ राहूं दे, तुझीं इनामे दुसऱ्या कोणास 
दे, तथापि मी हा ठेख- राजास वाचून दाखवितो व त्याचा 


। अर्थ त्याला करून सांगतों. १८ हे. राजा, परात्पर देवाने 
-तुझा बाप नबुखद्रेस्सर . यास राज्य, महत्त्व, वेभव व 


महिमा हीं दिलीं; १९ त्यानें त्यास मोठेपणा दिला म्हणून 
सके. लोक, सवे. राष्ट्रांचे व॒ सवे भाषा बोलणारे लोक 
त्याच्यापुढे थरथर कापत :व त्याला भीत; वाटेल त्यास 


२१७ . 


अ० ५:१९-६१० 





तो ठार मार्री' वः बोटेल त्यास जीवतः राखी; बटिल त्याल 


तो थोर करी व. बीटेल त्यास तों नीच करी. २० पुढे 


त्याच्या हृदयांत. ताठा शिरला, वं त्याचा आत्मा “कठोर 
होऊन उन्मत्त झाला तेंव्हा त्यांला त्याच्या. राजपदा: 
बरून. काढण्यांत व त्यांचें वैभव हिरावून घेण्यांत आठे; 
२१ त्याला. मनुष्यांतून घालवून देण्यांत “आलें; त्याचें हृदम 
पश्वेसारखें झालें; तो रानंगाढवांमध्यें बस्ती करू लागलां: 
तो बेलांप्रमाणें ग्रवत खाडे व त्याचें - शरीर -आंकाशांतील 
दहिंवराने' भिजत” असे, मानवी. राज्यावर परात्पर 
देवाची सत्ता आहे व तों त्यावर पाहिजे त्यास स्थापितो 
असें ज्ञान त्याला होईपर्यंत ते असा राहिला. २२ हे' 


असून त. आपलें. मन नल्र केळे नाहीं; २२. तर 
स्वर्मीच्या प्रभूवरोबर ते. उद्दामपणा केला; . त्याच्या 
मंदिरांतील: प्रांत्रे- तुजपुढें आणिली आहेत;. तू, तुझे 
सरदार, तुझ्या पत्नी च उपपत्नी हीं. त्यांतून दाक्षारस 
प्यांडी आहेत; आणि स्पें, सोने, पितळ; लोखंड, काष्ठ, 
च पाषाण यांची घडलेली दैवते, ज्यांस दिसत. नाही, 
ऐकतां येतः नाहीं. व समजत नाहीं, त्यांचें तूं स्तवन 
केलें; पण, ज्याच्या हातीं ठुझां प्राण आहे ब ज्याच्या 
स्वाधीन तुझे सवे व्यवहार आहेत त्या देवाला मान दिला 
नाही; २४ म्हणून त्यानें तीं हाताची बोटें पाठविली व 
हाहेख लिहिला. : 

२५'हा लिहिठेळ लेख असा: म्रने, मने, तक्रेल, 
ऊफारसीन. २६ यांचा अथ असा: भने म्हणजे देवाने 
ठुश्या राज्यांचा काल मोजून त्याचा अंत: केला. आहे. 
२७ तकेल म्हणजे तुला तागढींत तोलिळें वः तूं उणा 
भरलास. २८ परेस म्दणजे तुझें राज्य विभागून मेदी 
च पारसी यांस दिळें आहे. 

२९ तेव्हां बेल्शस्सराने आज्ञा केल्यावरून त्यांनीं 
दानोएलास जांभळ्या रंगाचा पोषाख लेवबिला, त्याच्या 
गळ्यांत सोन्याचा गोफ घातला व त्याच्यासंबंधानें सर्वत्र 


द्वाही फिरबिली कीं हा राज्यांतील तिघा अधिपंतींतला केली. 


वर्षांचा'असतां राजपदार्ध झाला. -: 
'१ दारयावेश राजानें . आपल्या मर्जीप्रमात्े 
द्‌ आपल्या सवे साग्राज्यांत एकर्हेवीस : प्रांताधिकारी 
नेमिले; २ स्यांजवर तीन . अध्यक्ष नेमिळे, दानीएळ 


त्यांपैकी. एक .. होता; . राजाचें. कांही. नुकसान होळे 
नये .. म्हणून < प्रांताधिकाऱ्यांनी आपला हिशोब 
या . तिर्घांस द्यावा असें ठरविटें. ३. दानीएल 
त्या: अध्यक्षांत व. . प्रांताधिकाऱ्यांत श्रेष्ठ ठरला, 
कारण त्याच्या ठायी उत्तम आत्मा. वसत होता; 
त्याला... सर्वे राज्यावर नेमावे. असा राजाचा 
“४ * असें. असतां राज्यकारभारासंबंधार्ने दानीएला- 
बिरुद कांही .तरी . निमित्त शोधण्याचा प्रयत्न त्या 
अध्यक्ष्यंनी व. प्रांताधिकाऱ्यांनी चाळविला; पण त्यांस 
कांडी निमित्त किंवा दोष सांपडेना; कारण तो. विश्वासू 
झसून त्याच्या ठायी. कांही चूक किंवा अपराध सांपडला 


नाहीं. ५ तेव्हां तीं मनुष्ये म्हणाली, या. दानीएलाविशुद्ध 


कांहीं निमित्त काढतां येणार नाहीं, मात्र त्याच्या देवाच्या 


| नियमासंबंधानें त्याच्याविरुद्ध कांही निमित्त काढतां आलें 


तर. येडेल. 

६ मग हे अध्यक्ष व प्रांताधिकारी . राजाकडे जमावाने 
आले ब त्याला म्हणाले, दारयावेदा महाराज, विरायु 
असा. ७ राज्यांतले सवे देशाच्यक्ष, नायब अधिपति, प्रांता- 
घिकारी, मंत्री. व सरदार यांनीं असा विचार केला आहे. 
की अजी 'एक राजाज्ञा व्हावी, व अक्षी सक्त द्वाही फिर- 
विली जावी कीं, हे राजा, तीस दिवसपर्यंत आपत्या- 
शिवाय कोणाहि देवाची अथवा मानवाची आराधना 
कोणी करील तर. त्यास सिंद्दांच्या गुहेंत टाकार्वे. ८ तर 
महाराज, .ही द्वाही मंजूर करा, फमोनावर सही 
करा म्हणजे मेदी व पारसी यांच्या कधीं न पालटणाऱ्या 
कायद्याच्या व्यवस्येप्रमाणें हा ठराव पालटावयाचा नाहीं. 
९ तेव्हां दारयावेश राजानें फमीनावर व द्वाहीवर सही 


१० ह्या फमोनावर सही झाली आहे असें दानीएलानें 
खोलीतल्या 


एक - 
३० त्याच रात्री खास्ययांचा राजा बेलंशस्सर॑ याचा । ऐकले तेव्हां तो आपल्या धरी गेला; त्यत्च्या 
यघ झाला. ३१ आणि दारयावेश मेदी हा सुमारें बासष्ट | खिडक्या यरदालेमाच्या दिदोकडे असून उघल्या होत्या; 
«१ 


त्यानें आपल्या नित्यक्रमाप्रमाणें दिवसांतून तीनदा गुडघे | 
टेकून प्रार्थना केली व आपल्या देवाचा धन्यवाद केला. ११ 
त्या वेळीं ती मलुष्यें जमावाने आलीं तों दानीएल आपल्या 
देवाची प्रार्थना व आराधना करीत आहे असें त्यांस आढळून 
आठे. १२ तेव्हां ते राजाजवळ जाऊन त्यानें फिर- 
विलेल्या द्वाहीविषयी त्यास म्हणाळे, महाराज, तीस 
दिवसपर्यंत . जो कोणी आपणादिदाय कोणा देवाची 
अथवा मनुष्याची आराधना करील, त्यास सिंहांच्या 
गुहेंत टाकावे अक्षी द्वाही आपण फिरविली ना १ राजानें 
उत्तर दिलें की, मेदी व पारसी यांच्या न पाल- 
टणाऱ्या  कायंद्याप्रमार्ण हे निश्चित ठरविलें. आहे. 
१३. तेव्हां ते राजास म्हणाळे, महाराज, पकडून 
आणिलेल्या यंहूद्यांपैकी तो दानीएळ, आपणाला व आपण 
सही केलेल्या द्वाहीला जुमानीत नाहीं; तर तो नित्य तीनदा 
प्रार्थना करितो. . ; 

१४ हे शब्द ऐकून राजा फार खिन्न झाला, आणि दानी- 
-एलाचा अचाव करण्याचा तो विचार करूं लागला; त्याचा 
बचाव करावा म्हणून त्यानें सूर्ये मावळेपर्यंत प्रयत्न केला. १५ 
मग तीं मजुष्यें राजाकडे जमावाने आलीं वं त्याला म्हणाली, 
हे राजा, हें लक्षांत आणः मेदी व पारसी यांचा असा 
शिरस्ता आहे कीं राजानें केलेल्या द्वाह्या किंवा नियम 
पालटत येत नाहींत. 

१६ त्यावर राजाज्ञेवरून दानीएलास आणवून सिंहांच्या 
गुहेंत टाकिळें, राजा दानीएलास म्हणाला, ज्या देवाची तूं 
नित्य सेवा करितोेस तो तुला सोडवील. १७ त्यांनीं एक शिला 
आणून गुहेच्या दारावर ठेविली; आणि राजानें आपल्या 
सुद्रेचा व आपल्या सरदारांच्या मुद्रांचा तिच्यावर शिका 
केला; त्ते अशास्त्ररी की दानीएलाच्या बाबतींत कांहीं 
ए$ फेरबदल होऊं नये. - त 

* १८ नंतर राज्य आपल्या महालांत गेला, त्यानें ती रात्र 
उपाशींच काढिली; त्याच्यासमोर वादे आणिली नाहींत; 
त्याची झोप उडाली. १९ मग राजा मोठ्या पहाटेस उठून 
स्वरेनें सिंहांच्या गुहेबजीक गेला. २० तो गुहेजवळ दानी- 
एत््ंकडे जाऊन शोकल्वराने ओरडून म्हणाला, हे दानी- 
शरा, जीवेव देवाच्या सेवका, ज्या देवाची सेवा तूं 


पनययनााजकाक यनजीदस्यय य पयाय यया... 


| 
| 


ण 


पास्पमाप्यययायाययमजाश्माळनयाचधन्ाक 270... 


अ०इ१०-७२ 
नित्य करितोस त्याला सिंहांपासून तुला सोडविता. आळे 
आहे काय £ २१ दानीएल राजाला म्हणाला, महाराज, 
विरायु असा. २२ माझ्या देवानें आपला दिव्यदूत पाठवून. 
तिंह्यंची तोंडें बंद केलीं आहेत, त्यांनीं मला कांढीएक 
उपद्रव केला नाहीं; कारण त्या देवासमोर मी निरप- 
राधी ठरलो; व महाराज आपलाहि मीं कांहीं अपराध 
केला नाहीं. २३ तेव्हां राजानें अत्यंत हर्षित होऊन 
आज्ञा केली कॉ दानीएलास गुर्हेतून आहेर काढा, 
त्यास गुहेंतून बाहेर . काढिळें तों. त्याला. कांहीं इजा 
झाल्याचें दिसून आलें नाहीं, कारण त्याचा आपल्या 
देवावर भरंवसा होता. 

२४ तेव्हां ज्या मजुष्यांनीं दानीएलावर आरोप आणिला 
होता त्यांस राजाज्ञेवररून पकडून आणिलें आणि त्यांस व 
त्यांच्या बायकांसुलांस 'सिंहांच्या गुहेंत टाकिले; तेव्हां ते 
सिंहांच्या तडाक्यात : सांपडून त्या गुहेच्या तळाशी 
पोहचण्यापूर्वीच त्या सर्वाच्या हाडांचा त्यांनीं चुराडा केळ. 

२५ मग एथ्वीवरील सर्वे लोकांस, सर्व, राष्ट्रांच्या 
व. सवे भाषा बोलणाऱ्या लांकांस, दारयावेश राजानें 
असें ल्हनि कळविळें कीं. तुमचें कल्याण असो; 
२६ मी फरमावितों अ माझ्या साम्राज्याच्या सर्व हृददी- 
तील लोकांनीं दानीएलाच्या . देवापुढे कंपित होऊन 
त्याचें भय धरावें; कारण तो जीवंत देव आहे; तो 
सर्वेकाळ अढळ आहे. त्याचें राज्य अबिनाक्षी व त्याचें 
प्रभुत्व अनंत आहे; २७. ज्यानें दानीएलास सिंहांच्या 
पंजांतून सोडविळें तोंच अवाव करणारा ब मुक्तिदाता 
आहे; तो आकाहांत व पृथ्वीबर चिन्हें द उत्पात घड- 

२८.झादातीएळ दार्यानेशाच्या कास्डीदीत- ब: कोरेशः 
पारसी याच्या कारकीदीत 'भाम्यास चढला. >>. 


-१. यांबेलाचा राजा बेलदास्सर याच्या कार 

छे कौर्दाच्या . पहिल्या वर्षी दानीएल आपल्या पलंगावर 
पडला असतां त्याला. स्वप पडळें व त्याच्या डोक्यांत 
दृष्टांत धोळूं ठागळे; सय त्यानें तें त्वम ठिहून काढिले 
व त्याचें सार कथन केठें. २ दानीएलानें म्हटलें, मीं. 


५१९ . 


अ० ७२-५२ 


दानीएल 





रात्री द्टांतांत. पाहिलें तों चाऱही दित्ांचे वारे महा: 
सागरावर सुटले; ३. आणि  भिन्नमित्र अशीं चार 
मोठालीं श्वापदे समुद्रांतून बाहेर निघाली. ४ पहिलें 
सिंहासारखें असून त्यास गरुडाचे पंख होते; मी पाहत 
असतां त्याचे पंख उपटून त्याला जमिनीवरून उचल- 
ण्यांत आलें; त्याला मानवाप्रमा्णे :दोन पायांवर उभे 
केलें; त्यास मानवाचें हृदय दिलें. ५ मीं आणखीं पाहिलें 
कीं दुसरे एकं श्वापद. अस्वलासारखें होतें; तें एक अंग 
वर करून उभें राहिलें; त्यानें आपल्या तोंडांत, आपल्या 
दांतांमध्यें तीन फासोळ्या धघरिल्या होत्या; लोक त्यास 


म्हणाळे,. ऊठ, पुष्कळ मांस खा: ६ यानेतर मीं पाहिलें 
तों आणखी एक श्वापद चित्त्यासारखें दिसलें; त्याच्या 


पाठीवर पक्ष्याचे चार पंख: होते; त्या श्वापदास चार 


क्षिरॅहि होती; त्यास अधिकार दिला होता. ७ यानंतर : 
मीं....रात्रीच्या दष्टांतांत प्राहिळे- तों. पाहा, एक चौथें 
श्वापद .विक्राळ, भयानक -व.. अतिठायित .बळकट :असें 
। अर्थ मला समजावून सांगितला. १७ तीं. मोठाली चार 


होतें; *त्याला' मोठाळे लोखंडी दांत. होते; तें सर्वे कांहीं 


चावून त्याचा चुरा करी ब उरलेळें आपल्या पायाखाली । 


तुडबी; तें अगोदरच्या सवे श्वापदांहून भिन्न होतें; 
आंणि :त्याला दहा शिंगे होतीं. ८ मी तीं शिंगें न्याहा- 


ळून पाहत असतां, पाहा, . त्यांच्यामध्ये आणखी एक: 


लहानसें शिंग निघाले; त्याच्यामुळे अगोदरच्या 
पेकी. तीन. समूळ उपटलीं गेलीं; 'आणि त्या. शिंगाला 
मनुष्याच्या डोळ्यांसारखे. डोळे होते, व त्याला-मोठमोठ्या 
_ गोष्टी.ओंलणारें तोंडः होतें. 2 यवका 
्‌ु मी पाहत असतां आसनें सांडण्यांतःआलीं आणि एक 
पुराणपुरुष आसनारूढ झाला; त्याचा पेहराव बॅफोसारखा 
पोडरा होता, ' त्याच्या डोक्याचे केसं स्वच्छ लोकरीसारखे 


होते; त्याचें आसन प्रत्येक्ष अभिज्वालामंयःहोते, व त्या 


आसनाची चर्के धगधगीत अभिरूप होतीं. १० त्याच्यासमो- 
रून अमिप्रवाह वाहत होता; हजारों :लोक्र त्याची सेवा 


करीत.होते, लाखों लोक त्याच्यासमोर उभे होते; न्यायसभा' 
. भरली; वह्या उघडल्या. ११: त्या समयीं त्या सिंगांतून 
निघाळेला मोठा शब्दे ऐकून मी पाहत. असतां त्या : 
श्वापदाचा वध करण्यांत आला; त्याचें शरीर छिन्नमित्न | 





करण्यांत आलें; व त्ते जळावें म्हणून अभ्नींत टाकण्यांत आलें; 
एवढें मीं पाहिलें. १२ इतर श्वापदांविषयीं म्हणाल तर 
त्यांचा अधिकार हरण करण्यांत आला; तरी कांहीं मुदती- 
पर्यंत, कांहीं काळपावेतों त्यांचा प्राण वांचविष्यांत आला. 

१३ तेव्हां मीं रात्रीच्या दृष्टांतांत पाहिलें तो. आका- 
शांतील मेघांवर आरूढ होऊन, भमानवपुत्रासारखा 
कोणी आला; तो त्या पुराणपुरुषाकडे आला, व त्यास 
त्यांनीं त्याच्याजवळ नेलें. १४ सावे लोक, सवे राष्ट्रे ब सर्व 
भाषा बोलणारे लोक, यांनीं त्याची सेवा करावी म्हणून 
त्यास प्रभुत्व, वैभव व राज्य हीं दिली; त्याचें प्रभुत्व 
अक्षय व अढळ आहे; त्याचें राज्य अविनाशी आहे; 

१५ मग मज दानीएलाचा जीव माझ्या ठायीं घाबरा 
झाला; माझ्या डोक्यांत घोळणाऱ्या दृष्टांतांमुळें मी 
चिंताक्रांत झालो. १६ जवळ उभे असलेल्यांपैकी एका- 
कडे मी गेलों व या सवे गोष्टीचें मर्म त्यास विचारिलें. 
तेव्हां. त्याने तें मठा कथन केलें व या सवे गोष्टींचा 


श्वापदे. - पृथ्वीवर उदयास येणारे चार राजे होत. 
१८: तथापि परात्पर: देवाचे जे पवित्र जन त्यांस राज्य 
प्राप्त. होहेल; तें राज्य सवेकाळ, युगानुयुग, त्यांच्या 
ताब्यांत राहील; १९ मग तें. चौथें श्वापद, जे इतरांहून 
भिन्न असून अतिविक्राळ होते, ज्याचे दांत लोखंडाचे 
व नखें पितळेचीं होतीं, जें सवे कांहीं चावून त्याचा 
चुरा करी व उरलेले आपल्या पायांखालीं तुडवी, त्याचें 


| काय तें कळावें म्हणून मीं इच्छा दीविली. ९० त्याच्या 


डोक्याला दहा शिंगे असून आणखी: एक शिंग निघाले 
त्यामुळें. तीन शिंगे उपटून पडलीं; ह्या शिंगाला डोळे 


. व.मोठमोठ्या गोष्टी बोलणारें तोंड असून तें आपल्या बरो- 


बरच्या इतर शिंगांहून ल़् दिसत होतें; या सगळ्यांचे 
मर्म काय तें. कळावें म्हणून मीं इच्छा दशविली. २१ मीं 
पाहिलें तों. त्या शिंगर्ने पवित्र जनांबरोबर युद्ध केलें, व 


| त्याचें त्यांजवर प्राबल्य झालें. २२ शेवटीं पुराणपुरुष आला 


तेव्हां परात्पर देवाच्या पवित्र जनांस न्याय मिळाला आणि 
त्या पवित्र जनांस राज्याचे स्वासित्व. मिळण्याचा समय 
आला; याचेंहि ममे कळावे म्हणून मीं इच्छा दशेविली. 


«२९० 


दानीएल 


अ० ७१२३-८४१६ 





२३ त्यानें सांगितलें कीं चोथे श्वापद हें प्रथ्वीवर चौथें 
राज्य होईल; तें इतर राज्यांहून भिन्न होईल; तें सवे एरथ्वीला 
आसून' टाकील, तिचें तुडवून चूणे करील. २४ आतां दहा 

_ दिंगांविषयीं -विचारशील तर त्या राज्यांतून दहा राजे 
निघतील अः त्यानंतर आणखी एक राजा निघेल; तो 
स्या पूर्वीच्या राजांहून भिन्न असून तिघां राजांस पादा- 
करात . करील, “२७. तो परात्पर देवाविरूद्ध गोष्टी बोलेल 


आणिः प्रात्पर देवाच्या पवित्र जनांस जेर करील; तो. 


_ नेलिळेल्या सणांत . व घाळून दिलेल्या शिस्तींत बदल 
:- करावग्रांस थाहील;: एक. काळ, दोन. काळ: व अर्धा 
. ;काळंपर्यंतः:तें. त्याच्या. कबजांत राहतील; :: ९६ पण 
न्यायसभा. भरेल, त्याचें प्रभुत्व काढून घेलील, - त्याचा 
--नाश- करितील: व :त्याचा कायमचा नायनाट करितील. 
२७ राज्य; प्रभुत्व ' व. संपूर्ण आकाझाखालील राज्यांचे 
:बँमव ही. परात्पर देवाची प्रजा जे पवित्र जन यांस 
देण्यांत येतील; त्याचें राज्य सनातन आहे, सवे सत्ता- 
'धीक त्याची सेवा करितील, त्याचे अंकित होतील. 
- ::९८-या गोष्टीचें कथन येथें संपे. मी दानीएल ह्या 
कल्पनांनी व्याकुळ: झालों आणि माझी मुद्रा पालटली 
तरी मी. हें. सवे. आपल्या मनांत ठेविले. 

१ मीं जो दानीएल:त्या मलो प्रथम दृष्टांत झाला 
टॅ. होता, त्यानंतर बेल्डास्सर राजाच्या कारकीर्दीच्या 
- . तिसऱ्यां वर्षी भला पुनः दृष्टांत झाला. २ मीं दृष्टांतांत 
पाहिलें तों. मला असें दिसून आलें कीं मी एलाम 
परगण्यांतल्या . शूशन राजवाड्यांत आहे; आणखी मीं 
दृष्ांतांत पाहिळें तों मी उल्डे नदीतीरी आहें. ३ मीं 
डोळे वर करून पाहिलें तों मळा नदीसमोर दोन शिंगांचा 
एंक एड्का दिसला; तीं दोन्ही 'रिंगें मोठाली होती 
त्यांतेळें एक दुसऱ्याहून मोठें असून मागाहून निघाले 
होते. ४. तो एंडका पश्चिमेस, उत्तरेस ब दक्षिणेस 
घंडका ' मारीत आहे. असें मीं पाहिलें; कोणी पश्न त्या 
समोर उभा राहीना, व त्याच्या तडाक्यांतून एकाद्यास 
सोंडीवयाचें कोणास सामथ्ये नव्हतें; तो. आपल्या मनास 
थेईतंसें करी; असा तो प्रबल झाला. ५ भी विचारे 
करीत. होतों तों पाहा, पश्चिमदिशोहून एक बकरा -सर्व शथ्वी 


आक्रमून आला; येतांना त्यानें जमिनीस, पाय लाविला 
नाहीं; त्या बकऱ्याच्या डोळ्यांच्या. मधोमध एक ठळक 
शिंग होतें. ६ मी जो दोन शिंगांचा एडका बदीसमोर 
उंभा राहिळेला पाहिला. होता त्याकडे तो बकरा गेल. 
त्यानें आपलें सवे बळ खर्चून 'त्वेषाने : त्याला -धंडक. 
मारिली. ७ मीं पाहिलें तों तो त्या एडक्याजवळः गेलां, 
व॑ त्यानें क्रोधाने खवळून त्या एडक्यासे घडक मारिली 
व त्याचीं दोन्ही शिंगे मोडून टाकिठीं; त्याच्यापुढे टिकांच 
धरण्यांची त्या एडक्यांस शक्ति नव्हती; . त्या बकऱ्यानें 
त्याला जमिनीवर पाहून तुढविठें, त्या. एडक्‍्याठा 
त्याच्या. हातांतून सोडविण्याचे. कोणाला .सामध्ये. नव्ह्ते. 
८. तो बकरा अति प्रबल झाला; .तो बलिष्ठ झाला. 
असत्ता त्याचें मोठें शिंग मोडे; आणि त्याच्याऐवजी 
त्याला चार बाजूंस चार ठळक शिंगे फुटलीं. ९ त्यांतल्या 
एका शिंगांतून एक लहान शिंग निषाटें; त्याची. वृद्धि 
दक्षिणेस, पूर्वेस ब त्या वेभवी देशाकडे पराकाष्ठेची 
झाली. १० त्याची. वृद्धि आंकारागर्णांपर्यंत. होऊन त्या 
गरथांपैकी व॒ त्या ताऱ्यांपैकी कांह्दींना * त्यानें - जमिनीवर 
पाहून तुडविळें. ११ एवढेंच नव्हे तर त्या; गणांच्यू, 
अधिपतीबरोबर तो स्पर्धा करूं कागला; त्याला नित्यं 
होत असलेले यज्ञयाग त्यानें बंद केले, आणि त्याचें 


पवित्रस्थान पाहून टाकिटें. १२ लोकांच्या पातकांस्तव 


तें सैन्य नित्याच्या यक्षयागांसहित त्याच्या स्वाधीन 
करण्यांत आलें; त्यानें सत्य मातीस मिळविले; त्याने 
आपला मनोरथ सिद्धीस नेला. 

१३ तेव्हां मी एका पवित्र पुरुषास बोलतांना ऐकले 
दुसरा एक पवित्र पुरुष त्या बोलणाऱ्यास म्हणालां, 
हा नित्याचा यज्ञयाग, विध्वंसमूलक पातक, पवित्रेस्थान व 
सैन्य हीं पार्या खाठी तुडविणें ह्या दष्टांतांत पाहिलेल्या गोष्टी 
कोठवर. चालणार १ १४ तो मला ग्हणांला, दोन हजार 
तीनशे दिवस; त्यानंतर पविश्रस्थानाची शुद्धि होईेळ.. 

१५ मग अर्से झालें कीं मी दानीएलाने हा दृष्टांत 
पाहिला तेव्हां त्यांचा अर्थ काय हें समजण्याचा मी यत्न 
करू लागलों तों पाहा, मनुष्यरू्पघारी अज्ञा एकास मी 
मजसमोर उभें राहिलेले पाहिलें. १६ उलई नंदीच्या 

- ३ मुळांतः सांजसकोळ .- : 





९्२्वे 


_ झ०८ः१६-९५११ 


दानीएल 





दोन . तीरांमधून - मीं मनुष्यवाणी "ऐकली ती अशी: | मी विस्मित झालों; पण तो कोणास कळला. नाहीं. 


गबीएला,' या पुरुषास हा... इृटांत* :समजावून ' सांग, 


4१७ सेव्हां मी. उभा. होतों तेथें तो. मजजवळ आला; तो । ९ 


आला तेव्हां मी घाबरून. पाल्या पडलो; तो मला 
'म्हयाला;.हे मानवपुत्रा, हा. दृष्टांत समजून घे; कारण 
हा'शेवठच्या काळाविषयींचा आहे. १८ तो भजबरोबर 
बोलत. असतां मी जमिनीवर पालथा. पडलो व मला गाढ 
निद्रा लागली;-पण त्यानें मला सरे. करून उभें केलें. 

: . १५ तो म्हणाळा, पाहा, कोपाच्या शेवटल्या काळांत 
काय. होईल हें मी तुला सांगतों; कारण नेमिलेल्या 
अंतसमयासंबंधार्ने हा. दृष्टांत आहे. २० दोन दिंगि 
असलेला. एडका तू पाहिला; ते मेदय व पारस यांचे 
रोजे. २१ तो दांडगा बकरा प्रीसेचा राजा; त्याच्या 
डोळ्यांच्या मधोमध असलेलें. मोठे शिंग हा 
पंहिला. राजा. २२ एके शिंग मोढून - त्यांच्या 
जगी. चार * शिंगे निघाली याचा अर्थ असा कीं 
त्या 'राज्यांतून चार राज्यें उद्भवतील; पण त्यांचें बंल 
पहिल्या राज्याइतकें राहावयाचें नाहीं. २३ त्या राज्यांचा 
शेवठ*-जवळ येऊन पोतक्यांच्या पापाचा घडा भरंला 


म्हणजे 'उद्रस्वरूपी, कूटप्रश्न समजणारा असा राजा 


उभा राहील. २४ त्याची सत्ता बलवत्तर होईल; तथापि 
ती. अक्षी त्यांच्या स्वतांच्या पराक्रमाने होणार नाहीं 
तो. विलक्षण नाश करील. तो उत्कर्ष पावेल आणि 
आपला मनोरथ सिद्धीस नेईल; तो समर्थ व पवित्र 
लोकांचा . नाश करील. २५ तो आपल्या काव्याने 
आपल्या हातची कारस्थाने सिद्धीस नेईल; तो उन्मत्त 
होऊन निर्भय असलेल्या. पुष्कळ लोकांचा नाझ. करील 
तो राजराजेश्वराबरोबर विरोध करील; तथापि त्याजवर 
क्रोणाचा हात. न पडतां तो नाश पावेळ. २६ ह्या जो 
अहोरात्राचा दृष्टांत सांगितला तो खरा आहे; हा दृष्ांत 
गुप्त ठेव, कारण तो दीर्घकाळास लागू आहे. 

२७ तेव्हां मज दानीएलाला मूर्च्छा आली व मी 
कांही. . दिवस आजारी. . पडलो; त्यानंतर मीः 





१ सुळात: यावानाचा, २ झुळात : साजसकाळचा. 


९३२ 


आम्ही परावृत्त झालों, ६ तुझे 


१ मेदी वेश्यांतला अहइवेरोशाचा पुत्र दारयावेश 
खाल्द्यांच्या देशावर राजा होता त्याच्या कार- 
कौर्दींच्या पहिल्या वर्षी, २ मज दानीएलास 
शाक्रग्रंथांवर्न समजे कीं. यरदाळेमाच्या ओसाड 
दक्षेचा काळ. पुरा होण्यास : सत्तर वर्षे लागतील, 
असें परमेश्वराचे. वचन यिमैया संदेष्टयाला प्राप्त 
झालें होतें. २ हें जाणून मीं आपलें. सुख. प्रभु देवाकडे 
लावून प्रार्थना, विनवण्या, उपास, गोणताट नेसणे व 
अंगावर राख उघळणें हीं वाळू केलीं... ४ मी. आपला 


'देव परमेश्वर याची प्रार्थना करून पापांगीकार केला 


तो असा: हे प्रभो, .हे थोर व' भयावह. देवा, जे तुज- 
बर प्रेम करितात व॑ तुझ्या आज्ञा पाळितात त्यांजबरो- 
बर तूं आपल्य करार पाळून त्यांजवर : दया. करितोस; 
५. आम्ही पाप. केलें, कुटिलतेने वागलो, 'दुष्टतेचें वतन 
केलें, फितुरी. झालों, तुझे बिधि व तुझे निर्णय यांप्रासून 
जे संदेष्टे त्यांनीं 
तुझ्या नामाने आमचे राजे, बढील व देडाचे 
सवे लोक यांस सांगितलें. तेंहि आम्हीं. ऐकले नाही. 
७ हे. प्रभो, न्याय्यत्व कायतें तुझ्याच ठायी. आहे, 
परंतु आमच्या. तोंडाला. आजच्याप्रमाणे काळोखी आहे; 
यहूदाचे ढोक, यस्दालेमनिवासी :लोक आणि जवळ व 
दूर राहणारे सवे इल्ाएल ल्क, यांनीं .तुजञबिरुद्ध पाप 
केल्यामुळें तू त्यांस निरनिराळ्या देशांत. हाकून लाविले, 
त्या सगळ्यांच्या तोंडांला काळोखी आहे. ८ हे प्रभो, 
आमच्या .तोंडां, आमचे राजे, आमचे सरदार, 
आमचे. वडील यांच्या तोंड़ांस काळोखी आहे. कारण 
आम्हीं तुजविरुद्ध.. पाप केलें आहे. ९. आमचा देव 
प्रभु दयेचा व क्षमेचा सागर आहे; आम्हीं त्याजबरोबर 
फितुरी केली; १० आणि. आमचा देव परमेश्वर यानें 
आपले सेवक. जे संदे, त्यांच्याद्वारे आम्रदांपुढें . ठेवि 
लेल्या. त्याच्या भमेशास्राप्रमाणें . वतेण्यासंबंधाने आग्दीं 
त्याची वाणी ऐकली नाहीं. ११-सर्व. इल्लाएल लोकांनीं 


ठढून : राजाचें कामकाज करूं लागलों. हा दृष्णांत पाहून | तुझ्या. थसेशाक्षाचें - उल्लंघन केलें आहे; त्यांनीं पराच्युख 


होऊन तुझी: वाणी ऐकली :ज्ाहीं; ८. म्हणून: आम्हांवर 


अ० ९१११-२७ 





जञापाचा-- वर्षाव *झाला. आहे; देवाचा : सेवक 


मोशे याच्या. 'धर्मक्षा्ञांत लिहिलेल्या 'शपथेप्रमाणें 
आहे; कारण आम्ही त्याजविरुदध- पाप केलें आहे.. 
4२ त्यानें .आंम्हांवर . मोठें अरिष्ट आणिलें; जीं वचने 
शो :आम्होपिरूद. व -आमचा न्याय: करणाऱ्या न्याय़ा- ! 


श्रीशांबिर्दः्बोलंला ती त्याने प्रत्ययास आणून दिलीं 
झाहेत;  यए्काळेमावर जशी विपत्ति आली. तज्ञी :सवे 
प्ममावरू कर्ली आली नाहीं. १३२ मोशाच्या धर्मशात्ञांत 


'किहिल्याप्रभाणे. ही सवे विपत्ति आम्हांवर आली आहे; 


तरी'--आपल्या अधघमापासून परावृत्त व्हावें व तुझ्या 
संत्याचा उमज पढावा म्हणून . आम्ही आमचा 
देव परसेश्वर याची. काकळूत केली” नाहीं; १४ यास्तव 


परमेश्वर  ही' विषतति आम्हांवर आणावयास संधि: 


पाहत आदे; कारणं आमचा देव परमेश्वर जीं कांहीं 
कृत्यें करितो तीं न्याय्य आहेत, पण. आम्हीं त्याची 
वाणी ऐकली नाहीं: १५ आतां हे प्रभो,. आमच्या 
देवा, तू. आपल्या सामर्थ्यवान हातानें मिसर देशांतून 
आपल्या लोकांस बाहेर आणिले व आजच्याप्रमाणे 
आपला महिमा बोढविलां. आम्ही पाप केलें आहे; 


आम्ही दुराचरण केलें आहे. १६ हे प्रभो, आपल्या सवे 


न्यायकृत्यांप्रमाणें यरुशलेम नगरावरील, तुझ्या पवित्र 
पर्वतावरील, आपला कोथ व संताप दूर कर; आमच्या 
यातकांमुळें व आमच्या पूर्वेजांच्या दुष्कमामुळें यरु 
झलेम व तुझे लोक आसपासंच्या सर्वांस निंदेचे विषय 
झाले आहेत. १७ यास्तव आंता,. हे आमच्या देवा, 
आपल्या सेवकाची प्रार्थना व विनवण्या ऐक; तुझ्या 
ओसाड पडलेल्या. पवित्रस्थानावर. आपला. मुखप्रकाश 
पाड; हे. प्रभो,. तूं आपल्याप्रीत्यर्थ हें कर. १८ हे 
माझ्या देवा, कान दे, ऐक; आपले नेत्र उघहून आमचा 
झालेला विध्वंस पाहा व तुझें. नाम. ज्या नगरास दिलें 
आहे. तें पाहा; आम्ही आपल्या विनवण्या आमच्या 
धार्मिकतेस्तव नव्हे तर तुझ्या विपुल करुणांस्तव तुज- 
पुढें मांडितो. १९ हे प्रभू, ऐक; हे प्रभू, क्षमा कर; 
हे प्रभू, ऐक, काये कर; विलंब लावूं नको; हे माझ्या 

तुझें नगर व तुझे लोक यांस तुझें नाम दिलें 


आहे; म्हणून तुझ्याचप्रीत्यर्थ दे मागतो. 

२० मी बोलत. व. प्राथना ' करोत. . :असतां. 
माझें पाप व माझे लोक इस्राएल. यांचें पाप 
कबूल करीत असतां, आणि माझ्या. .देवाच्या पवित्र 
पवेतासाठीं. माझा देव. परमेश्वर याजकडे. विनवणी 
करीत असतां, २१ - असे प्रार्थनेचे शब्द मी बोलत 
असतां जो. पुरुष गब्रीएल, र्ंताच्या आरंस्री-सी--अगंदीं 
च्याकुळ असतां माझ्या दृष्टीस: पडला . होता, तो संघ्या- 
काळच्या. . यज्चसम्यी .सजससीप आला. २२. . त्याने 
मजबरोबर भाषण करून सला समज दिला:-तो म्हणाला, 
हे दानीएला, मी तुला बुद्धि. देऊन. चतुर करण्यासाठीं 
आलो. आहे. २२. तुझ्या-आर्थनांस आरंभ, होतांच आहा 
झाली, ढी तुला सांबण्यास मी.:आलों आहें; कारण तूं 
प्ररमप्रिय आहेस;. तर. या. गोष्टींचा. विचार कर व. हा 
दृष्टांत .समजून घे. म कही 
"शेड. : आह्ञाभंगाची समाप्ति व्हावी, ' पातकांचा अंत 
करावा, :अधमोबद्दल प्रायश्विस करावें, सनातन धार्मिकता 
उद्‌यास 'आणावी, दृष्टांत व संदेश सुद्रित करावे आणि जो 
परमपवित्र त्याला अभिषेक करावा, हें घडून येंष्या- 
साठीं तुझे लोक व तुझे प्रवित्र नगर यांसंबंधानें सत्तर 
सप्तर्के ठरली आहेत. २५ हें कळून येऊं दे व समजून 
घे की यरालळेमाचा जीर्णोद्धार करण्याची आज्ञा. झाल्या- 
पासूनं अभिषिक्त, अंधि्पाते, असा जो तो येईपर्यंत सौत 
सक्तकांचा अवकांश आहे; व बासष्ट सप्तकें लोटल्यावर 'घाम- 
धुमीचा. काळ असतांहि नगर, ' रस्ते व खंदक यांसह बांधि- 
तील. २६ बासष्ट सप्तरकें संपल्यावर अभिषिक्ताचा बध 
होईल, व त्याला कांहीं उरणार नाहीं; आणि जो अधिपति 
येहेळ त्याचे लोक नगर व पवित्रस्थान उदध्वस्त करितील; 
त्याचा अंत पुराने होईलं; युद्ध अंतापर्यंत चालेल; सवे कांडी 
उजाड होण्याचें ठरलें आहे. २७ तो पुष्कळ लोकांबरोबर 
एक सप्तकाचा पक्का करार करील; अधे सत्तकपर्यंत तो यज्ठ व 
अभ्नबलि बंद करील; उदध्वस्त करणारा अमंगलांच्या पंखां- 

१ मुळांत :-मश्ीह्दा । 

२ अथवा: . सात सप्तक वः बासष्ट समळे तयांचा अत- 
काह आहे;-वामेघुमीचा काळे असताहे. ी 


९२३ 


अ> ९:रड-११११ 





बर आरूढ होऊन येईल ब ठेस्लेल्था समाप्तीपर्यंत उंद- । .तोःमला. म्हणाला, दौतरीएला,- मिऊं नको; कारण ज्या 


श्वस्त करणाऱ्यांवर कोपाचा वर्षाव होईल 
*.__ ६ पारसाचा रांजा कोरेश याच्या कार- 
६ ७ 'कोर्दीच्या 'तिसर्‍या वर्षी बेलटरास्सर हे नांव 
मिळेठिल्या दानीएलास एक. गोष्टं प्रय झाली. 
तींः गोष्ट सत्य असून मोठ्या युद्धाविषयींची. . होती; 'त्याला 
ती'गोष्ट समजली; त्ये- दंशताचें मम त्यास कळळें 
,_ रोर्‌ त्या दिवसांत मी दांनीएल संघ तीन संपकेल्शीक 
करीत. ' होतो. २. तीन सबेधं' सततेके सपत -तोफ्वतेळ मीं 


माझ्या तोंडांत: गोली नाहींत?-भाणि मी सैलाभ्यंगहि.केत्म भड 
नाही, “$) पंहिस्था “महिन्यांच्या? वोविसाव्यी:! तारखेस : 
महानदी: हिंद्‌केल ( सथत्रिस 0 हिच्या तीरी गी अतत । 


५ मीं डोळे चरे “क्लनं'पादिटे ती: तागाची? वल पहि: 


. घान केलेला आणि कमरेस उफाज देदच्या बुद्धि सीन्येल्या . 


पट्टा घारोळेला. असा एक: पुरष माझ्या हीस “पडला. 


६. त्याचें झरीर वैड्येमण््यासारखे: असून -त्याचें “सुंख नियु- 


हतेसोरखे ' हेते. त्याचे: नेत्र पेटलेल्या दीपासमान होते, 


त्यार्चे हातपाय उज्ज्वळ यितळेसारखे होते आणि .त्याच्या 
शब्दाचा» ध्वनि. एकांथया. - समुंदायाच्या. सजंबजॉटासारखा . 
होता! ७ मी दांनीएलानें एकत्याने तो दृष्टांत पाहिला; . 


मजकरोबर असंलेल्या-- मनुष्यांनी तो. स्स्ंत. पाहिला 
नाहीं; .तरी. त्यांस. मोठा कंप :सुटला, आणि कोठें तरी 
ठपावें.. म्हणून ते प्रळून . गेले: .८:: मय: मीः. एकदाच 
राहिलों 

जण 


उरलें; नाहीं. मी-- निस्तेज. होऊन.. मृतप्राय झालो 


मला कांहींच . शक्ति राहिली . नाहीं.. ९ तरी . त्याच्य़ा . 
शब्दांचा ध्वनि माझ्या कानीं पडला; मीं त्याच्या शब्दांचा 
वब मला 


व्वांने ऐकला तेव्हां मी भूमीवर पाल्या. पडली 
गाढ झोप लांगली; १० तों पाहा, एका हाताने मला 
स्प केळो, त्याच्या योगाने मी गुडघे व तळहात जमि- 


:: नौकर टेकून थरथरत राहिलो 
११ तो. मला म्हणो, हे दानीएला, परमप्रिय पुरुषा; : 


मी. तुला सांगतो. ते शब्द समजून घे; नीट? उरा. राहा 
काँरण-मेला आतां तुजकडे: पाठंविळें आहे; जो: भजबरोबर 


असें बोल्ला तेव्हां मी थरथर कॉप उभा आहिलेः १२ | 





| दिवशी तूं: ससज 'घेण्याता; व ,आपल्या देवापुढें नश्र 


होण्याचा. निश्चय केला त्यांच दिवशीं तुझे शब्द ऐकण्यांत 
आले; त्या तुझ्या झब्दांवरून मी आलो आहे; ३३. पार- 


1 साच्या राज्याचा अधिपतिः:एकवीस दिव्स' मला आडवा 


आला; सेव्हा प्राहा; मुख्य अधिपतींपैकी 'एक*-मीखाएल 
माक्ष्या साहांगर्यास आला; व भी पारसल्च्या- राजांच्या 
जवळ राहिले. -१४. आतां या अंतींच्या दिवसांमध्ये :तुझ्या 
-लोकरंचें काय होणार हें तुला कळविण्यास मी. आलों आहें; 
कारण दृष्टांताची परिपूर्त होण्यास बराच अवधि आहे. :.: 
१५ याप्रमाणे तो. हे शब्द. मजबरोबर बोलल्यावर 
'औजमिनीकडे.. भापळें- तोंड- करून गप्प राहिलो; १६ 
तो; पाहा; मानबपुत्रासारख्या एंकार्ने माझ्या ओठांस 
संपे केला;-.तेव्हां मी. आपळें तोंड..उघडून जो : मज- 
समोर उभा- होताः त्याला म्हटलें, हे माझ्या स्वामी, या 
रृ्ांताने क्ेरा<प्रावून मी;व्याकुळ ' झालें आहें. व माझ्यांत 
कांहीं: त्राण “राहिलें . नाहीं, १७ स्वामीमहाराज, मी-तर 
आपला :सेवक, माझ्या: स्वामीबरोबर बोलण्याचे सामर्थ्य 
मला. कोठून 2 मला :,तर मुळीं त्राण राहिलें नाहीं; 
आझ्यांत -दमः राहिला नाहीं... १८ तेव्हां. मनुष्याप्रमार्णे 
दिसणाऱ्या. एकानें मला. स्पर्श. करून माझ्यांत _ त्राण 
आणिलें. १९ तो . म्हणाला, . परमप्रिय मानवा, . मिऊं 
नको; तुला ज्लांति असो, .हिंमत धर, नेट धर. तो. मज. 
बरोबर बोलला तेव्ह्यं सुधा .शक्ति आली व मी म्हणालो. 


ह्या मोठा , दृष्टांत पाहिला;..साझ्य़ांत- कांद्री । माझ्या . स्वामी, तू आत्ता बोलावें, कारण तूं माझ्यांत 


हिंमत आणिली आहे. २० मग_ तो म्हणाला, मी तुज- 
कडे काँ आलों हें तुला माहीत आहे काय £ आतां मी 
पारसाच्या अधिपतीबरोबर लंढडावयास जातों; मी गेलों 
म्हणजे त्रीर्सेचा अधिंपाते “ येईल. २२१ संत्यळेखांत- जें 
लिहिलें आहे तें तुला प्रेगेट करितों;' त्यांजबरोबर सामना 
करण्यांत तुमचा . अध्रिपति :मीखाएल याशिवाय दुर्सऱ्या 
न कोणाचें मंठा साहाय्य नाहीं. १ दोरयांवेश 
११ मेदी याच्या कारकीर्दीच्या. पहिल्या वर्षी .त्याची 

मजबुती करण्यास व त्यासं शक्ति देण्यास मी 
उभा राहिलों. 


१ मुळांत : यावानाचा * 





९्२र्ड 


दानीएंल 





_ आरतानममी* तुला खरें'काय तें दाखवून : देतों. पाहा, 
परस देशांत तीन राजे उत्पन्न होतील; चोथा त्या 
सुर्बोडूज धनवान होईल; तो आपल्या धनाच्या योगानें 
चहाच : झाला: म्हणजे तो सर्वास ग्रीसच्या राज्याविरुद्ध 
ए्हतीक. ३४-.आणखी एक प्रबळ राजा उत्पन्न होईल. 
तो'आपली:सत्ता फार गाजवील आणि आपल्या इच्छेस 
प्येबेऊ'तसे करील. -४.तो उदयास आला न आला तोंच 
त्याचें राज्य मोडून चार .दिशांस त्याचे विभाग होतील 
स्री त्याच्या संततीच्या वांट्यास कांहींएक यावयाचें नाहीं, 


वृ त्या.राज्याचा: विस्तार पूर्वीप्रमाणे राहणार नाहीं; कारण 
त्याच्य़ा राज्याचे उत्पाटन-कॅरून लें. त्याच्या संततीस | 
। बाहुबल:; टिकणार नाहीं; त्याच्या. भोठमोठ्या. 


वगळून. इतरांस देण्यांत येईल. कवी उ 

७ दक्षिणेचा राजा बलवान्‌ . होईल आणिःत्याचा "एक 
सरदार त्याच्याहूनहि बलाढ्य होऊम-: त्यास राज्य 
आप्त : होईल; त्याचें राज्य मोठें हेईेल, ६: नेमिलेल्या 
वर्षांची मुदतःभरल्यावर , त्यांचा आपसांत मिलाफ. होईल 
'दक्षिणेच्या राजाची कन्या उत्तरेच्या राजाकडे करारमदार 
करण्यास . जाईल; तथापि. .तिःचें*बाहुबल कायम राहणार 


नाहीं, आणि तो व त्यांचें बाहुबलहि.” ठिकणार नाहीं; तर | 


स्या स्रीस ज्यांनीं आणिलें, ज्यानें तिला जन्म दिला व ज्यानें 


ह्या काळांत.'तिला बल पुरबिलें त्यांसह ती पर्वश : होईल. . 


७ तरी तिच्या कुळांतला. एक अंकुर. त्याच्या-पदावर 
विराजमान होईल; तो -सैन्यासहवतैमान. उत्तरेच्या राजा- 
च्या. गडांत प्रवेश करील आणि त्यांक्रोबर संग्राम करून 
यडास्वी. होईेल.- ८ तो त्यांचीं दैवते, भोतींव मूर्त, आणि 


त्यांचीं.. सोन्यारुप्यात्वी सुंदर भांडीं - छदून मिसर देशांत 


नेईल; तो उत्तरेच्या राजावर चढाईहे न करतां. कांहीं- वर्षे 
राहील. ९ तो. दक्षिणेच्या राजाच्या . मुलखांत जाईल 
आणिं तेथून स्वदेशी परतेल. र. 

१० तरी त्याचे पुत्र लढाई करितील; मोठें लष्कर 
जमा करितील; ते येऊन तो देश पादाक्कांत करून 
पार जातील; ते पुनः परत येऊन लढाई चालवून 
त्याच्या गडापर्यंत जाऊन थडकतील. ११ तेव्हा दक्षिणेच्या 
राजाचें पित्त खवळून बाहेर . पडून उत्तरेच्या 
राजाबरोबर युद्ध करील; तो पुष्कळ लोकसमूह घेऊन 

१ मुळांत: यावानाच्या 





अ० १११२-२९ 





निघेल; पण तो समूह त्याच्या हातीं लागेल: १२ लघ्करूनलख- 
जसें पुढे चाल करीर तसतसें त्याचें मन. उन्मत्त,होहेल; तों 
लाखो-लोकांस चीत करील तरी तो ग्रशस््वी: होणार नाहीं: 
१३ तेव्ह उत्तरेचा राजा पुन: येईल, चो. : आपल्या 
बरोबर पूर्वीपेक्षा मोठें लष्कर घेऊन येईल; हा. <असाऱंक्रांहीं 
वर्षींचा': काळ श्ंपल्याबर- तो :मोठें सैन्य व बहुल घन 
घेऊन येईल... १४ 'त्या. समयीं दक्षिणेच्या .राजाविरुद्ध 
पुष्कळ* लोक : उठतील; रष्टांत* प्रत्ययास आणावा. फरहणून 
तुझ्या- लोकांपैक्ती आडदांड :-होक उठतील, ' पण ' ते 
पडतीळ. 4६६: अशा: अरकारें उत्तरेबा : राजा येहईेल;> ती 
मोर्चे : शांबून .तटबंदीचें नगर घेईल; तेव्हा दक्तिणेचें 
वीरॉर्चे 
कांहीं चालणार नाही; त्यांच्यांत. -सामेना : करण्याचें कांहीं 
त्राण उरणार नाहीं: १६ 'त्याजवरे चढाई : करणारा 
आपल्बो इंच्छेस : येईल-तसें करील. व. त्माजसमोर॑ कोणी 
टिकाव धरणार नाहीं; तों. ओपल्या हातीं प्रत्यक्ष" नाद 
घेऊन त्या बैभवी देशांत उभा' राहील. १७. तो आपल्या 
साऱ्या राज्यांच्या -असलासह येईल; तरी तो. त्याजबरोबर 
करारमदार करील;..तो त्यास क्रिमांची कन्या “ श्रे 
करण्यास देईल; ती. त्याच्या पक्षाला टिकून राहणार 
नांही, ती त्यांची होणार नाही; १८४ :नंख्रर तो. आपळा 
मोर्चा द्वीपांकडे . फिरवील, वः ..त्यांतलीं अनेक. हस्तगत 
करील; पण त्यानें :लाविलेला हा काठिमा :-एक सरदार 
नाहींसा करील, एवढेंच नव्हे, तर. तो उलट त्यालाच 
कालिमा - लावील. १९:-मगः: तो. आपल्या ' देशांतीछ 
दुर्गाकडे आपला मोची फिरतील; पण तो ठोकर - खाऊन 
पडेल ब त्याचा पत्ता लागणार नाहीं. 

:* २० पुढें त्याच्या जांगी एक ' जण उभा राहील, 'तो 
त्या बैमबी देशीत कर वसूल करणाऱ्यास. पाढगोल; 
पण योख्याच दिवसांत त्याचा नाश होशल; तरी तो 
क्रोधाने किंबा युद्धाने होणार नाहीं. २१ मग. त्याच्या 
जागी, . त्यांनी राजपदाचा मान न दिळेला असा 
एक इळका मनुध्य उदमास येईल; पण तो शोक निधोश्त 
असतां  वेशेळ व आरजेबी भाषणें करून राज्य मिळबोळ. 
२२ त्या. लोकांचें बळ त्याच्यापुहन पुरासारखें ओसरून 


९२५ 


भअ०-१११२२-डड 





जाऊन त्याचा, नाश - होईल; करार-केलेल्या सरदाराचाहि 
माझ होईल. २३ त्याजबरोबर करार केल्यावर तोः दग्यानें 


वॉगेल; तो: चढाई करून येईल<वः थोष्याझाः लोकांच्या 


मदतीनें बलाढ्य. होईल. २४ लोक निर्धोस्त असतां तो 
प्रांतांतल्या:सुपीक स्थलांवर. चाळून येईल आणि त्याच्या 
वडिलांनी व॑ त्या: वडिलांच्या  वडिलांनींहि. केलें नाहीं ते 


मोठी फौज घेऊन दक्षिणेच्या : राजावर. 'वाळून “जाण्याचा 
हिय्या बॅ. बल. ही सो. उत्तेजित करील;.. दक्षिणेचे राजा 


२९ नेमिळेल्या वेळीं तो पुनः दक्षिणेस जाईल; 


तरी पूर्वीप्रमाणे आतां त्याचें चालणार नाहीं.: ३० 

:: “किततिमाची जहाजें त्याजवर चाळ : करून येतील, म्हणून 
तों :सिन्न.. होऊन मार्गे फिरेल आणि पवित्र: करारावर 
र्ट होऊन आपल्या मतास--वाटेळ तसें. करील; तो परत 


यवित्रस्थान, तो. दुर्ग, ते भ्रष्ट करितील, नित्याचें बलि- 
इवन ते: बंद करितील, आणि विष्वेसमूलक अमंगलाची 
ते" स्थापना. करितील. ३२ जे करारासंबंधांनें दुष्ट वर्तम 
क्ररितात त्यांस तो “फुसलावून भ्रष्ट करील; पण जे लोक 
आपल्या: देवास ओळखितात. ते. बलवान : होऊन थोर 
छरवें::करितीर, . ३२ लोकांतळे जे सु - पुरष ते 





पुष्कळांस बोध करितील; परंतु ते बरेच दिवस. तरवार, 
अमि,. बंदिवास व लुटालूट यांनीं संकटांत. पडतीर. 
३४ ते असे संकटांत पडतील तेव्हां त्यास थोडीबहुत 
मदत होईल; पण पुष्कळ लोक त्यांजबरोबर गोड बोळून 
त्यांना मिळतील.. ३५ सुज्ञ पुरुषांपैकी कोणी संकटांत 
पडतील, ते अझासाठीं कीं . त्यांनी कसोटीस लागून 
अंतसमयासाठीं शुद्ध व शुभ्र व्हावें; कारण नेमिलेंला 
अंतसमयं प्राप्त होण्यास अद्यापि अवधि आहे. र्‍्पर 
३६ तो राजा मनास येईल तसें वर्तेल; तो उन्मत्त होईल; 
सवे देवतांहून तो आपणास श्रेष्ठ समजेल आणि देवाघि- 
देवाबिर्द॒ विलक्षण : उद्धटपणाच्या गोष्टी बोलेल; 
कोपाची पूर्तता होईपर्यंत त्याची चलती . राहील; जें 
नेमिळें. आहे :तें घडेलंच. ३७ तो आपल्या पूर्वजांच्या 
दैवतांची, ल्ियांच्या प्रेमाची किंवा कोणाहि. देवताची 
पवी करणार ताही; कारण तो आपणास सर्वीहून श्रेष्ट 


- | समजेल... .३८ आपल्या स्थानीं राहून तो दुर्गदैवतास 


पूज्य मानील; जें देवत त्याच्या पूर्वेजांस माहीत 
नव्हतें. त्याची तो सोनें, रुपे, जवाहीर ब मनोरम वस्तु. 


| यांनीं पूजा करील. ३९. एका. परकीय दैवताच्या साहाय्यानें 
| तो मोठे मजबूत गड ल्ढेळ; जे. कोणी त्याला मानितील: 


त्यांना तो वैभवास चढवील; त्यास पुष्कळ लोकांवर सत्ता 
देहेळ व भोल घेऊन जमीन वांटून देईल. 

'४०  अंतसमयी. दक्षिणेचा राजा त्याला 
टकर देईल; उत्तरेचा राजा रंथ, स्वार व पुष्कळ 
तोरवें . घेऊन 'बावटळींसारखा त्याजवर येईल, 
अनेक देशांत. शिरेल व त्यांस. पादाक्रांत करून पार 
निघून' जाईल. ४१ तो वैभवी देशांतहि शिरेल. 
पुष्कळ देशा पादाक्रांत होतीळं, पण अदोम, मवाब व 
अम्मोन एथीळ निवडक लोक हे त्याच्या हातांतून सुट- 
तील. ४२ अशा प्रकारें त्या देशांवर तो आपला हात 
चालबील; मिसर देशहि त्याच्या ह्वातून सुटणार नाहीं. 
४३ तो मिसर देशांतील सोन्यासप्याचे निधि व सवे 
मोल्वान्‌ वस्तु कबजांत घेईल; दबो व कुशी हेहि त्याच्या 
मागून चालतील; ४४ पण पूर्वेकडल्या व उत्तरेकडल्या 
बातम्यांनी तो चिंताक्रांत होईल; तेव्हां मोठ्या संता- 


५२६ 








.__ नोंद व' उच्छेद करण्यास तो निघून | 


जाइईेळः ४५ समुद्राच्या व शोभिवंत पवित्र पवेतांच्या 


दरम्यान. तो. आपले . दरबारी तंबू ठोकील, पण 


-त्याचा अंत. येईल; कोणी त्यास साहाय्य करणार नाहीं. 
जै. त्या समयी तुझ्या लोकांचा केवार 
-र घेणारा .-मोठा अधिपति जो मीखाएल तो उठेल 
क्रोणतेंहि. . राष्ट निमोण : झाल्यापासून. कधींहि 
आलें. नांही असें. संकट त्या समयीं - येईल 
कुल्ला. लोकांपैकॉ ज्यांची नांवे वहीत लिहिलेली 
आढळतील. ले सर्वे त्या 'वेळीं मुक्त होतील. २ भूमीं 
तील . मातींतत “निजलेल्यांचा. मोठा ससुदाय उठेल 


कित्येक. सर्वकाळचें जीवन मिळविण्यास आणि कित्येक . 
अप्रतिष्ठा व सर्वकाळचा धिक्कार मिळविण्यास उठतील. : 


३ :जे. सुक्च असतील ते अंतराळींच्या प्रकाशासारखे 


झळकतील;... पुष्कळ लोकांस धार्भिकतेकडे :वळबिणारे . 


लोक युगानुयुग तार्‍्यांप्रमाणें चमकतील. ४ है-दानीएळा, 
तूं. अंतसमयापर्यंत ही वचनें गुप्त ठेव ब. हें 


५ मगर मीं दानीएलानें पाहिलें तों दुसरे» दोन पुरुष, 
एक नदीच्या या. तीरास व दुसरा त्या . तीसस असे 
उभे. होते; ६. तेव्हांःतागाची:चक्ले ल्यालेला जो. पुरुष त्या 
नेंदीच्या पाण्यावर 'होता, .- त्यास त्यांतल्या एकानें 





अ. १११४३४-होदेय:१३छे 


विचारिलें, या अद्भुत.:गोष्टींची समसासि.: होण्यास. ढिंती . 
अवघि आहे १६ ७ तागाची. वल्ले. ल्याठेला .जो पुरष 
नदीच्या पाण्यावर होता त्याने. आपला उजवा ब-डावा 
हात आकाशाकडे .वर कलन, जो -सदाजीवी. त्याची. 
शपथ वाहून म्हटलें की, एक समय, दोन. समय व 
अर्धा समय एवढा अवघि आहे; पवित्र-प्रकेच्या.बलाचा 
चुराडा करण्याचें संपेळ तेव्हां ह्या सर्वे: गोष्टी> पुऱ्या 
होतील;:हें त्याचें म्हणणें माझ्या कानी पडलें. :८..मीं 
हे. ऐकले पण समजलो नाही; तेव्हा .मी म्हणालो, - हे 
माझ्या स्वामी, या गोष्टींचा परिणाम.-काय. १ :.९..तो 
म्हणाला, हे दानीएल्ला, ते. आपला स्वस्थ:-राहा; 

अंतसमयापर्यत्त- हीं वचनें गुप्त ठेवून . ती.-सुद्रित: केलीं 
आहेत. १०. पुष्कळ . लोक :आपणांस. झळ व: झुन्र 
करितील; . ते स्वच्छ .होतीळ; .. पण वुर्जन . . दुवैत॑च 
करितील; दुर्जनांपैकी. कोणाला समज मिळणार : नाहीं 
थण जे सुज्ञ आहेत त्यांस तो प्राप्त दोईल.. ११ नित्याचे 
बलिहवन बंद होहेळ ब . विघ्वंसमूलक . असंगलाची 
स्थापना होडेळ.. तेव्हांपासून एक. हजार दोनर्श॑ नव्वद 


| दिवस लोटतील. . १२ जो .घीर:-घरून तेराशे पस्तीस 


दिवसांची अखेर पाहील तो धन्य. १३ तंथापि अंता-. 
पर्यंत तूं जाऊन' स्वस्थ राहा; म्हणजे तुला आराम . 
झिळेलळ आणि तू युगाच्या - समाप्तीस आपलें वतन: 
प्राप्त करून घेण्यास उठल्लील, 


-.. :१ यडूदाचे राजे उज्जीया, योथाम, आहाज ब | स्माला ' म्हणाला, जा;.'एक <जारिणी :आयको:करून- घे: व 
९ हिज्कीया, आणि इल्लाएली राजा. योवाझयांचा पुत्र | आरकर्माची मुळें, आपली अशीं: करून “थे; कारभ--परमे- 


यराबाम यांच्या कारकीर्दीत 
घाला परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाले तें हे 


बैरीचा पुत्र. होज्षेय | श्वराचा “त्याग - करणें हें: धोर जारकर्म हा. देश करीत 


आहे. ३ मग-त्याने जाऊन: दिल्लाहमाची कन्या गोमर ही 


२ 'परमेश्वर होशेयाबरोबर प्रथम बोंलला तेव्हां तो | बायक्तो करून घेतली; ती त्याच्यापासून गर्भवती होऊन 
२९२९७ 


भम०-१५११-२५१५ 





तिला - पुत्र' झालां. ड तेव्हा परमेश्वराने त्याला म्हट 
-याचें नांव इंज्ञेळ ठेव; . कारणे थोडा काळ लोटल्यावर 
मी इजरेंळ येथींल रक्तपाताचा सूड येहूच्या राजघराण्यावर 
उगवीन व इस्लांएल घराण्यांच्या राज्याचा अंतत करीन. 
५ त्या दिवशी असे होईल कीं इज्ञेळ खोऱ्यांत इस्रा- 
एलाच्या घनुंष्यांचा मी भंग करीन. ६ यानंतर ती पुन: 
अर्भवती' होऊनंरतिलां कन्या झाली. तेव्हां परमेश्वर त्याला 


'म्हणाला, हिंयें नांव. लो-र्हामा ( दया न पावलेली 


ठेव; कारण  इलराएले घराण्याला क्षमा . करण्याइतकी 
दया " मी. त्यांजवर पुंनः करणार नाहीं. ७ यहूदाच्या 
'घरांण्याबर मी.” दया करीन; त्यांचा . देव परमेश्वर 


याच्या होवून ' त्यांचा उंद्वार करीन; धनुष्य, तरवार, . 


लढाई; घोडे अथवा ' स्वार यांच्या हारे हा उद्धार 


म्हणाला, ह्याचें नांवे -लो-अम्मी  ( माझें लोक नव्हत ) 


२ तुम्ही आपल्या आईची चांगली कानउघाडणी 
करा, तिचे. कान वांगळे उघडा; कारण ती माझी पूली. 
नव्हे व मी तिचा पति नव्हें; ती. आपले शिंदळचाळे 


आपल्या “-सुखावरून, . व्यमिचाराचे प्रकार आपल्या . 





४ तिच्या मुलांबाळांवरहि मी दया. करणार नाहीं, 
कारण तीं. मुलें जांरकमोची आहेत. ५ त्यांच्या 
आईने जारकर्म केलें आहे, त्यांचें. ममेघारण करणारीनें 
निलेज्यपणाचे प्रकार केले आहेत; ती म्हणाली, 'मला 
अन्न, पाणी, लोकर, ताग, तेल. व पेरे. पुरविणाऱ्या 
माझ्या वलभांमागें मी लागेन. ६ ह्यास्तंव पाहा, मी 
तुझ्या मार्गावर कांटेरी : कुंपण घालीन; तिला वाट 
सांपडणार नाहीं अज्ञी आडभिंत तिच्यापुढे घालीन 
७ ती आपल्या वळमांमागे. घावेलळ पणं ते. तिला 
आटोपणार नाहींत; ती त्यांचा शोध करील पणते . 
तिला सांपडणार नाहींत; तेव्हां ती म्दणेल, मी 
आपल्या पहिल्या पतीकडे परत जाईन, कारण तेव्हांची 
माझी स्थिति भीतांच्यापेक्षा बरी होती 

*. ८ तिला धान्य, द्राक्षारस व तेल पुरविणारा व जें 
सोनेस्पें, त्यांनीं बालमूर्तीसाठी वेविळें त्याची रेलचेल 
करूमं देणारा तो मीच, हें तिला माहीत नाहीं; ९. म्हणून 
पिकाच्या वेळीं माझें धान्य व॒ हंगामाच्या वेळीं माझा 
द्राक्षारस मी. अटकावून . ठेवीन, व तिची नमझता 
झाकण्यासाठी तिला दिलेली भाझी लोकर ब माझा तांग 
हिरावून. . घेईन. १० आतां तिच्या : कलभांसमक्ष 
तिची लाज उघडी करीन व माझ्या हातून' कोणी तिला 
सोडविणार नाहीं. ११ तिचा. सवे : उत्सव). तिच्या यात्रा, 
तिची चंद्रदराने, तिचे :शब्बाथ' ब तिचे. सवे नेमिलेळे 
सण हो मी बंद करीन. १२ ज्या आपल्या द्राक्षालतां- 
विषयीं व अंजिराच्या झाडांविषयीं ती म्हणत असे की 
हॉ माझ्या वद्वभानी दिलेळें माझें वेतन होत, तीं मी 


 उद्ध्बस्त करीन; मी त्यांचें रान बनबीन, आणि तीं 


वनपशु खाऊन टाकितील. १३ बालमूतीच्या काळीं ती 
त्यांपुढें धूप जाळीत भंसे, ती नथ व अलेकार यांनी 
नदून आपल्या अह्भांच्या मागे जात असे; ती 
मल्य :विसरली, त्मा काळें प्रतिफळ भी. तिला देईन, 
असें परमेश्वर म्हणतो. .. __ 

:. १४ यास्तव मी तिका. मोह घादळून बनांत भाणीन, 
तिच्या. मनाला धीर: येडे असें बोलेन. १५ तेथून 


1 मी तिथे द्राह्ींजे मळे. तिळा देईन; आशेचे हार म्हार्दे 
र्र्ट 


अ० २५ १५-७:५ 





मी तिला, अखोरे खिंड देईन; ती - आपल्या 
वारुण्याच्या दिवसांतल्याप्रमार्णे, ती मिसर देहयांतून 
निघून आली त्या दिवसांतल्याप्रमाणे, माझें बोलणें त्या 
ठिकाणीं ऐकेंळ. १६ परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशीं असें 
होहेळ कीं तूं मला इश्ी ( माझा पति ) म्हणशील, 
यापुढें: कधी -मला बाली ९ माझा घनी ) म्हणणार नाहींस. 
१७ कारण:-मी तिच्या मुखांतून बालमूतीचीं नांवे काढून 
टाकीन; यापुढें तिला त्यांच्या नावांची आठवण 
उरणार नाहीं. .१८ त्या दिवशीं इख्राएलांकरितां मी 


'बनपश्ु,- आकाशांतील पक्षी व भूमीवर रांगणारे जीव | % 


यांबरोबर .करार करीन: देशांतून धनुष्य, तरवार व युद्ध 
डी. मोहून टाकीन व ते सुखासमाधानाने राहतील असें 
-मी करीन. १९ मी तुला सर्वकाळची आपली वाग्दत्त असें 
करीन, धर्माने व न्यायाने, व ममतेने व दयेने मी तुला 
आपली वाग्दत्त असें करीन. २० भी तुला निष्ठापूर्वक 
'वाग्दत्त करीन व तूं परमेश्वराला ओळखक्लील. . 
__ २९१ परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशीं असें होईल कीं 
मी ऐकेन, मी आकाशाचें ऐकेन, आणि आकाश एध्वीचें 
ऐकेल; २९२ पृथ्वी, धान्य, द्राक्षारस व तेल यांचें ऐकेल 
व तीं इंज्ेलाचें ऐकतील. २३ मी तिला आपणासाठी 
देशांत पेरीन; भी. लो-र्हामेवर ( दया न पावलेलीवर ) 
दया करीन व लो-अम्मी ( माझे लोक नव्हत ) यांस तूं 
अम्मी ( माझे .लोक ) आहेस असें म्हणेन व तूं माझा 
देव आहेस असें ते मठा म्हणतील. < 
१ मग परमेश्वराने मला म्हटलें, इस्राएल लोक 
छे अन्य ' देवांकडे वळतात व मुकतांच्या ढेपांची 
आवड धारितांत, तरी त्यांच्यावर परमेश्वर प्रेम 
ठेवितो; त्याप्रमाणें तू पुनः जाऊन जी क्ली जारिणी 
असून. आपल्या सख्याला प्रिय आहे. तिजवर प्रेम 
कर. २ मग मीं पंधरा स्पये व दीड मण जव देऊन 
तिला. आपल्यासाठी विकत घेतलें. ३ मी तिला 
म्हणालो, तूं पुष्कळ दिवस माझ्याकरितां स्वस्थ बसून 
१ म्हणजे ताप देणारी ( यहोशवा ७: २६ पाहा ) 


२ म्हणजे देव पेरितो. 
५९ 


राहा, जारकर्म करूं नको, परपुरुषाची होऊं नको; मीहि 
तुजशीं असाच वागेन. ४ कारण पुष्कळ दिवसपर्यंत इत्राएल 
लोक राजा, सरदार, यज्ञ, पूजास्तंभ, एफोद व तेराफीम 
यांवांचून बसून राहतील. ५ नंतर इस्राएल लोक परततीळ 
आणि आपला देव परमेश्वर ब आपला . राजा दावीद 
यांला शरण येतील; ते कालांतीं भीतीनें कंपित, "होऊन 
परमेश्वराचा व त्याच्या चांगुलपणाचा आश्रय करितील. 


१ हूखाएल लोकहो, परमेश्वराचे . वचन ऐका; 
कारण देशांतून. सत्य, दया व देवज्ञान हीं नाहींतर्शी 
झाल्यामुळें परमेश्वर या देशाच्या रहिवाऱ्यांबरोबर 
वाद करीत आहे. २. शण्थ वाहून ती मोडणे, 
मनुष्यवध करणें, .चोरी करणें, व्यमिचार करणें यांस 
ऊत आला आहे; रक्तपातामायून रक्तपात होत आहेतः 
३ ह्यामुळें देश शोक करीत आहे व त्यांतील सर्वे रहिवासी 
व . त्यांच्याबरोबर वनपश्ठु व आकाशांतील पक्षी, म्लान 
झाळे आहेत; ससुद्रांतळे मासेहि नाहींतसे झाले आहेत. 

- ४: तरी कोणीं विवाद _ करूं नये, कोणीं कोणाचा 
दोष काढू नये, कारण तुझे लोक याजकाबरोबर वाद 
घालणाऱ्यांसारखे आहेत. ५ तू दिवसां ठेच खाशील, 
रात्रीं तुझ्यासह संदेष्टाहि ठेच खाहेल; आणि .मी तुझ्या 
आहेचा नाश करीन. ६ ज्ञानाच्या अभावीं माझ्या लोकांचा 
नाश झाला आहे. तूं ज्ञानाचा अव्हेर केला म्हणून मीहि 
तुक्ता अव्हेर करीन; म्हणजे अथोत्‌ मी याजकाचें काम 
तुला करूं देणार नाहीं; तूं आपल्या देवाचें धर्मशासखत्र 
विसरलास म्हणून मीहि तुझ्या मुलांस विसरेन. 

जसजशी यांची संख्या वाढत गेली तसतसे 
तें मंजविळ्द पाप. करीत गेले; मी'. त्यांचें वैभव पाल- 
टून त्यांची अप्रतिष्ठा करीन... ८ ते माझ्या . लोकांच्या 
पापावर पोसत आहेत, त्यांच्या अधमोकडे नांचे 
वित्त लागळें आहे. ९ जसा याजक तसे लोक असें 


१ ग्रह्देवता अथथा कुलदेवता 
२ पाठभेद्‌ : ते आपल्या वैभवाला सुकून अप्रतिष्ठा 
पावले आहेत. 





«२९९ 


_ अ ४: ९-५२१५ 


होझेय 





होईल; त्यांच्या आचरणाबद्दल मी त्यांस शासन करीन, 
त्यांच्या कमौचें प्रतिफळ त्यांस देईन. १० ते खातील 
पण त्यांची तृप्ति व्हावयाची नाहीं; ते व्यमिचार 
करितील व त्यांची वाढ होणार नाहीं, कारण त्यांनीं 
परमेश्वराकडे चित्त लावण्याचे सोडून दिलें आहे. 

-११ जारकमै, द्राक्षारस व नवा द्राक्षारस हीं त्यांचा 
विवेक नट करितात. १२ माझे लोक आपल्या 
लाकडाच्या ठोकळ्याला प्रश्न बिचारितात; त्यांची कोठी 
त्यांस शकुन सांगते; कारण . अनावारबुद्धीरने त्यांस 
बहकबिळें आहे, परमेश्वराचा त्याम करणें दा अना- 
चार त्यांनीं. केला आहे. १३ ते. पवेतांच्या माथ्यांवर 
यहठयाग करितात व टेकड्यांवर ओकं, हिवर व एला 
ह्या. झाडांची छाया चांगळी असल्यामुळें त्यांखालीं 
धूप जाळितात; म्हणून तुमच्या कन्या व्यभिचार करि- 
तात व तुमच्या सुना जारकमे करितात. १४ तुमच्या 
कन्या व्यमिचार करितात व तुमच्या सुना जारकर्म 
करितात त्याबद्दल. त्यांस मी . शासन करणार, नाहीं; 
कारण ते स्वतः वेऱ्यांकडे जातात व कॅसबिणींसह 
यज्ञ करितात; यास्तव हे ज्ञानून्य .लोक नाश पावते. 
आहेत. 

१५ हे इस्लाएला, तूं जरी जारकर्म केलें आहे 
तरी यहूदाने अश्या पायांत पडूं नये; गिल्यालास येऊं 
नका, व॒बेथ-आवेनास जाऊं नका, .: परमेश्वराच्या 
जीविताची. शपथ वाहू नका. १६ कारण इस्राएल हट्टी 
कालवडीसारखा - हद्द करीत आहे; आतां परमेश्वर 
विस्तीणे कुरणांत कोकराप्रमाणें त्यांस चारील. १७ एफ़ा- 
डेम मूर्तीवर आसक्त. झाला आहे, त्याचें नांव. सोहून द्या. 
१८ त्यांचा पानोत्सव आटोपल्यावर ते व्यमिचारांत 
मम्न होतात; त्यांच्या सरेदारांस अप्रतिष्ठा अति प्रिय 
आहें. .१९ बार्‍्यानें त्यांला आपल्या पंखांत लपेटून 
अकिल॑ आहे; ते आपल्या यह्यागात्तंव ढजित 
१ याजकांनो, ऐका; हे. इत्राएलाच्या - घराण्या, 
लक्ष दे; हे राजघराण्या, कांन दे; कारण तुम्हांस शासन 


होंणार; बुम्ही मिस्या एये पोदा, ताबोराकरू पसरलेले 





१ मुळांत : ढालींस 


: | इमरास सिंह्यासाराखा व यहूदाच्या 


जाळें असे झालां आहां. २ फितुरी लोक भ्रष्टाचारांत बुडून 
गेळे आहेत; तर त्या सर्वास शासन करणारा मी आहे. 
३ एफ़ाइमाला मी ओळखतों, इस्राएल मजपासून लपलेला 
नाहीं; हे एफाइमा, तूं व्यमिचार केला आहे;. इत्राएल 
भ्र झालाआहे. 

४ त्यांचीं कर्मे त्यांला आपल्या देवाकडे वळूं देत 
नाहींत, कारण अनाचारवुद्धि त्यांच्या ठायी आहे, 
परमेश्रराला ते ओळखीत नाहींत. ५. इस्राएलाचें जो 
भूषण तो त्याच्यासमक्ष त्याच्याविरुद्ध साक्ष देतो, 
म्हणून इत्लाएल व एफ्राईम आपल्या पापामुळें अडखळून 
पडतील, यहूदाहि त्यांच्याबरोबर अडखळून पडेल. ६ ते 
आपलीं मेंढरे व गुरें घेऊन परमेश्वराचा आश्रय कर- 
ण्यास येतील, पण तो त्यांस सांपडणार नाहीं, तो त्यांस 
अंतरला आहे. ७ ते परमेश्वराबरोबर बेइमान झाले 
आहेत, कारण त्यांस झालेलीं मुळें परकी आहेत; आतां 
चंद्रदरान होतांच ते. आपल्या वतनभागांसह गडप होतील. 

८. गिबांत शिंग फुंका, रामांत करणा वाजवा; 
तुझ्यामागे हे बन्यामिना ! असा रणशब्द बेथ-आवेन 
येथें करा. ९ शासनाच्या दिवशीं एफ़ाईम ओसाड 


होईल; ही खात्रीनें होणारी गोष्ट .मी इद्चाएलाच्या वंशांस 


कळविली आहे. १० यहूदाचे सरदार शेताची मेर 
सारणाऱ्यांसारखे झाले आहेत; मी त्यांजवर पाण्याप्रमाणे 
आपल्या क्रोथाचा वर्षाव करीन. ११ एफ़ाइमाला पीडा 
झाली आहे, त्याच्या हक्काची पायमळछी झाली आदे; कारण 
तो स्वेच्छेने शून्याच्या मार्गे लागंल; १२ यास्तव मी एफ़ा- 
इमास कसरीसारखा. व यहूदाच्या घराण्यास किडीसारखा 
झालो आहें. १२ एफ़ाइमारनें आपला रोग पाहिला 
व यहूदानें आपली जखम पाहिली तेव्हां एफ़ाईम 
अश्युराकडे गेला व यारेब राजास त्यानें निरोप पाठविला; 
पण त्याला तुम्हांस बरें करितां येणार नाहीं, तुमची 
जखम बरी करितां येणार नाहीं. १४ कॉरण मी एफ़ा- 
घराण्यास तरुण 
सिंह्मसारखा होईन; मी फाहून टाकीन आणि 
परत जाईन, तो मीच; मी त्यास घेऊन जाईन, आणि 
सोडविणारा कोणी असणार नाहीं. 
१५ ते आपल्या दोषाचें फळ भोगून माझ्या. दर्शना- 


९३० 


अ० ५: १५-५७१४ 





किवी; :उंत्युक,: होत. तोंवर : मी : आपल्या स्थानी 
ऑन : राहीन; ते आपल्या संकटसमयीं. माझा. घावा 
कळकळीने करून म्हणतील : १ चला, आपण परमे 


श्वरांकडे-षरत; जाऊं; कारण. त्यानें आम्हांस फाडिळें 


आहे; व ःतोच' आम्हांस बरे करील; त्यानें आम्दांस 
जखम. केली आहे, व तोच पद्री बांधील. २ तो 
दोंन दिवसांत आमचें पुनरुत्यीवन करील; तिसऱया 
दिवशीं तो आम्हांस उठवूनं उभे करील; आणि त्याज- 
समोर आम्ही जीवंत . राहूं. ३ चला, आपण परमेश्वरास 
ओळखूं;. परमेश्वराचे ज्ञान मिळविण्यास झं; त्याचा 
उदय असुणोदयाप्रमाणें निश्वित आहे; तो पर्जन्या- 
प्रमाणे, भूमि शिंपणाऱ्या . वळवाच्या पर्जन्याप्रमाणें 
आम्हांकडे येईल * 

४ हे एफ़ाइमा, मी तुला काय करूं १ हे यहूदा, 
तुळा काय कह १ तुमचें चांगुलपण सकाळच्या अन्राप्रमाणें 
लवकर. उडून जाणाऱ्या: दहिंवराप्रमाणें आहे; ५ म्हणून 
मीं. त्यांजवर संदेष्ट्यांच्या हातून कुऱ्हाड चालविली 


आहे, माझ्या. तोंडच्या शब्दांनी त्यांस ठर केलें 'आहे;) 


माझा न्याय प्रकाशाप्रमार्णे व्यक्त झाला आहे. ६ 'मी 
यज्ञाचा नाहीं तर दयेचा मुकेल्व आहें;. होमारपेणांपेक्षां 
देवाचें ज्ञान मला आवडते. *७ त्यांनीं मसुष्याप्रमाणें 
करार मोडिला आहे; तेर्थे ते मजबरोबर बेइमानपणे 
वर्तेळे आहेत्त. ८. गिलाद . हे दुष्कर्म्याचें शहर आहे. 


त्यावर रक्ताची पावलें उमटली आहेत; ९ मनुष्यांला. 


टपणार्‍्या ळटारूंच्या टोळ्यांसारखी : याजकांची : टोळी 


आहि; ते दाखेमाच्या वाटेवर खून करितात; त्यानी 


महापाप केर्ले. आहे. १० इल्लाएलाच्या- घराण्यांत मीं 
घोर प्रक्रार पाहिला आहे, एफ़ाइमांत जारक्र्म चाळू 
आहे; इद्नमाएल भ्र्ट झाला. आहे. ११ हे यहूदा, 
मी आपल्या लोकांचा बंदिवास उल्टवीन तेव्हां तुझ्याहि 


हंगामाची वेळ येईल. १ जेव्हां इत्नाएलास 


७ मी बरें कू पाहतों तेव्हां एफाइमाचा अधर्म व 


शोमरोनाची. दुष्टता दिसून येते; ते. दगा करि 
तात, चोर धरांत शिरतो, बाहेर ठटारूची डोळी ढूट करते. 
'"प्अथवाःआदामाप्रमा्ण 111111 एआदमाममाणे 1111 





२ त्यांच्या सवे दुष्टतेचें स्मरण मला आहे. हेते 'लक्षॉल - 


: आणीतं नाहींत; आतां. त्यांच्याच  कर्मानी : त्याजे "केरळ 


आहे; तीं माझ्या नजरेसमोर आहेत. ी 
३. ते राजाला आपल्या. दुष्टलेनें.. ते: :सरदार्रीसः 
आपल्या लबाड्यांनीं, खुष करितात. ४. ते ' सके जारंकर्म 


"करणारे आहेत, भटाऱ्याने तापविलेल्या 'मद्रीसारखे' ते. 


आहेत, कणीक तिंबवून ती : खमिरानें. : फुगेपर्यंतच 
कायतो . विस्तव चाळावयाचा राहतो. ५ आमच्या 
राजाच्या झुभ- दिवशीं सरदार द्राक्षारसानें तप्त होऊन बेजार 
झले; त्यानें आपला! होत . धर्मनिंदकांच्या हातांत 
घार्तठा. ६ कारस्थान करीत असतांना त्यांनीं आपलें 
हृदय भट्टीसारखें केलें आहे; त्यांचा कोप रात्रभर निद्रितः 
सहृतो; तो सकाळीं प्रज्वलित. अम्नीसारखा पेट घेतो. 


-ऊ ले समळे भटीप्रमाणें तप्त असतात; ते आपल्या अधि- 


पतीस गिळून टाकितात;. त्यांचे सवे. राजे. पतन 
पाबळे :. आहेत; . त्यांतला. कोणी माझा. घावा 

& एफ्राहेम राष्ट्रांमध्ये मिसळतो, एफाईेम न उलथ- 
लेल्या. भाकरीसारखा झाल आहे. * परक्यांनीं त्याची 
शक्ति: खाऊने खकिली 'आहे, पण तें त्याला कळत नाहीं; 
त्याचें. : केस: मधूनमधून पिकल्ेवे दिसतात; . पभ 


ते. त्याला. कळत नाही. १० इद्नाएलाचें जो भूषण तो 
: त्याच्यासमक्ष त्याच्याविरुद्ध साक्ष देतो; इतके असूनहि 


परमेश्वर. त्यांचा देव याजकडे ते वळले नाहींत, त्याला 
दारण झालि नाहींत. ११ एफाडेम एकाद्या खुळ्या 
निबुद्ध पारव्यासारखा आहे; ते मिसराला हाक मारि- 
तात; अश्छुराकडे घाव घेतात. १९ ते जातील तेव्हा 
त्यांजवर मी आपलें जाळें टाकीन, आकाशांतल्या पाखरां- 
प्रमाणें त्यांला खालीं. पाडीन; त्यांच्या मंडळीने ऐकले 
आहे त्याप्रमाणें मी त्यास क्षिक्षा करीन. १३ त्यांस 
घिकारु असो, कारण ते मजपासून बहकळे आहेत; 


. त्यांचा समूळ नाश होणार, कारण त्यांनीं माझ्याबरोबर 


फितुरी केली आहे; त्यांस उद्धरावें अश्नी माझी इच्छा 
होती . ते मजविश्वयीं खोटेनाटे बोलळे. आहेत. 
१४. त्यांनी क्रधीं मनापासून माझा घावा केला नाही; शे 


९२१ 


अ० ७५पेक-रेः८ - | .. होक्षेय 


अपल्या :बिछान्यांवर पडून धान्य “व द्राक्षारस 'यांसाठीं 
ओरडतात; ते जमा. होऊन : मंजबिरुद्ध बंड- करितात. 
१५ मीं त्यांस शिक्षण दिळें व ःबाहुबल दिले, तरी. ते 
माझ्याकिदध वांडेट कल्पना मनांतःआणितात.:: :- _* 
१६:- ते. परत येतात; 'पण॑ः: परात्पराकडे. - नव्हे; 


वेद्या त्याला पापंसूलक झाल्या आहेत. १२ मरी. 
त्याच्यासाठी. आपल्या >: घर्मशाक्राच्या. लाखो आहा 
लिहिल्या तरी त्याला त्या परक्‍याच वाटतात... १३ त्यांनी 
मला-केलेली यद्ञारपर्णे म्हणजे -केवळ मांस अपून तें. खाणे 
होय;- पण तीं. परमेश्वर स्वीकारीत नाहीं; आतां तो 
सेः फसविणाऱ्या :- घनुष्यासारखे - झाळे आहेते; त्यांचे । त्यांचा अधर्म स्मरेल व त्यांच्या पापाचे शासन करील; 
सरदार आपल्या: जिव्हेच्या उद्दानपणामुळें- तरवारीनें | ते. मिसरास परत जातील. १४ कारण इल्याएलयानें 
पडतील; ह्यामुळें त्यांची मिसर देशांत. अप्रतिष्ठा-होईल. ... | आपल्या उत्पन्नकत्योस. विसरून मेदिरें बांधिली आहेत, 
१ सुखाला करगा लाव, : गरुडासारखा. तो. | यहूदानें तटबंदीची नगरे. बहुत बांधिली आहेत; पण 
परमेश्वराच्या. मंदिरावर उतरतो, कारण त्यांनीं माझा | मी. त्याच्या. नगरांवर .अभि पाठवीन, तो त्यांचे काढे 
करार मोडिला .आहहे, माझ्या नियमशात्राचें त्यांनीं | खाऊन टाकील, 

अतिक्रमण. केलें आहे. . २ हे माझ्या देवा;:-आम्ही | १ हे इख्ाएला, इतर राष्ट्प्रमाणे , आनंदाने 
इस्राएल : तुला. ओळखितों असें ते माझा. घावा , करून प उाग्रसूं नको, कारण तूं व्यमिचार करून आपल्या 
म्हणतात: : ३ इक्लाळारने: - चांगल्याचा. धिकीर.. केला | < देवाला सोडिलें आहे; प्रत्येक खळ्यावर व्यमिचाराची 
आहे; शतु त्यांच्या पाठीस लागेल, कमाई, तुळा आवडली : आहे; २ खळें व द्राक्षाकुंड..यांनीं. 
४ त्यांनी राजे नेंमिळे आहेत, पण मोड्या विर्चासनें । त्यांचा. निर्वाह होणार नाही, नवा द्राक्षारस तिला दगा 
नेमिळे नाहींत; त्यांनी अधिपति स्थापिळे, : पण” त्यास | देशे: २ ते. परमेश्वराच्या देशांत राहावयाचे नाहीत 
माशी संमति: 'नव्हती; केवळ नष्टऱहोण्याकसितांच त्यांनीं | एफाहेम मिसर देशास परत. जाईल, ते अश्यरच्या देद्यांत 
आपणांसार्ठी;-: आपल्या सोन्कारयाच्या 'मूर्लिश, केल्या: | अमंगळ पदार्थ मक्षण. करितील. ४ .ते परमेश्वराला 
५:.हे' शोमरोना; तुझ्या वासराचा त्याला: वीड:-आहे; | द्राक्षारसाचीं-: प्ेयापेणिं . करणार नाहींत; - त्यांचे बलि 
त्माजवर. माझी राग< पेटला आहे; : .्यांस-2निर्दोषता |. त्याठा-- संतोष देणार : नाहींत; त्यांचें. अन्न त्यांला 
आप्त 'होग्यात किती :काळ- लागेच-!. ६ काराशहेदि | सुतक्र्यांच्या अन्नासारखें होईल; ते खाणारे सवे अशद 
इल्लाएल्बकडूमच . झालें; -. कारागिरानें . तें ..केळें, रें | होती; त्यांचें अभ्न' त्यांची: ्लुधा शांत. करण्याकरितांच 
देव... नव्हे;ःत्या...झोमरोनाच्या :वासराखे:- हुकबेतुकडे | आहे. . परमेश्वराच्या मंदिरांत ते आणणार नाहींत. 
होतील. ७ कारण तेवाऱ्याची. पेरणी. कहन. :ाषटळीत्री । '५-नेमलेल्या'-सणाच्या दिवशीं व परमेश्वरव्च्या उत्सवाच्या 
कापणी :.. करितात;.- . त्याला * -ताट:,..:ाही >: -अंकुरांठा | दिंग्शीं तुमही. ' काय. कराळ.१ ६ कारण . पाहा, 
कणीस येत नाहीं; आलेच तर तें. परके खाऊन:टाकितीछ;. | विध्वस-: झाल्यामुळें ते निघून गेळे आहेत; मिसर 
4.-इक्लाएलास गिळून: टाकिळें “आहे, ::राषट्रांमध्यें त्यांस गोळ करील, मोफ त्यांस मूठमाती देल; कांटे- 
से.आंतां. टाकांळ भांळ्यासारखे .झाळे आहेत;! $ कारण | कुसळें त्यांच्या रुपेरी भौल्यवान्‌ पदार्थांचा ताबा घेतील, 
ते अदझुराकडे वर गेले - आहेत; ते. स्वचंछंद्यशे :भटक- | त्यांच्या तंबूत कांटेरी झुडपे स्झतील. ७ समाचार घेण्याचे 
आत्या - रानयाहवासारखे. आहेत; एफ़ाइमार्ने . देणग्या | दिबस. आळे आद्देत; प्रतिफळाचे दिवस आले आहेत; इल्ला- 
वेऊन दोस्ती केली आहे. १०-जरी ते. राष्ट्रांत देणग्या : एलास हें समजून येईल; तुझ्या दोषराशीमुछें, तुह्या भति 





अ० ९४१८-१०५१३ 





देवाला .हेत्तत्रारा आहे; संदेष्टा आपल्या. सवे मार्गात 
घारल्याचा....फ्रासा आहे, त्याच्या देवाच्या मंदिरांत 






त्यासारिखा त्यांनी. अति भ्रष्टाचार केला आहे;. तो, | निश्चये 


अधर्म स्मरतो; तो त्यांच्या. पापांचे प्रतिफळ 


१० रानीतल्या शाक्षांप्रमाणे इंख्ाएळ मला आढळला. 
अंजिराच्या हंगामांतील प्रथम  फळासारखे तुमचे 
पूंबैज मला दिसले; पण तें. बाल-पौराकडे आळे आणि 
त्यांनीं, लज्जास्पद मूर्तीला आपणांस वाहून घेतलें 
त्यांच्या वळभांसारखे ते अमंगळ झाळे. ११ एफ़ाइमाचें 
वैभव पक्ष्यांप्रमाणें उडून जात आहे; जन्म, ग्रभोरपण 
व गरभेसंभव हीं नाहींत, असें झाळें आहे. १२ त्यांनीं 
मुळें लहानाची मोठीं केलीं तरी एकहि मंनुष्य उरणार 
नाहीं असें मी त्यांस अपत्यहींन करीन; मी त्यांजपासून 
निघून जाईन तेव्हां त्यांस धिकारा असो! 
१३ एफाहेम आपंल्या मुलांस बळी देणाऱ्या' मनुष्या 
सारखा मला दिसला; तो आपल्या मुलांसं वध करणाऱ्या- 
कंठे घेऊन येईल. १४ हे परमेश्वरा, त्यांस दे 
त्यांस. काय देशील ? गर्भपात करणारा गर्भाशय व शुष्क 
स्तनं त्यांस दे. १५ त्यांची संव दुष्टता गिल्गालांत आहे, 


सेथेंच त्यांच्याविषयी माझ्या ठायी द्वेष उद्भवला; त्यांच्या | 


कर्माच्या दुष्टतेमुळें त्यांस मी आपल्या मंदिरांतून घालवून 
देईन; यापुढें मी त्यांच्यावर प्रीति करणार नाहीं; त्यांचे 
सवे. सरदार फितुरी आहेत. १६ एऐएफांइमावर तडाका 
बसला. आहे; त्यांचें मूळ सुकून ' गेळें आहे. 
त्यांस फळ येणार नाहीं; त्यांस. संतंति झालीच 
तर त्यांच्या गर्भाशयाचे तें प्रिय फळ मी मारून टाकीन, 
१७ माझा देव त्यांचा त्याग करील, कारणं त्यांनीं त्यांचें 
ऐकले नाहीं, ते राष्ट्राराष्ट्रातीन भटकणारे “असे. होतील. 
१ इस्राएल उफाड्याने वाढणारा द्राक्षींचा 

६ ७ वेल आहे, त्यांस भरपूर फळें. येतात; जों जों 
त्याला जास्त फळें आलीं तों तों त्यानें जास्त 

वेद्या केल्या; त्याची जमीन जसजशी सुपीक . होत. गेली 
तसतसे त्यानें अधिक सुरेख मूर्तिस्तंभ.. उभारिलें 


१ पाठभेद 4 सोराप्रमारणे रम्य स्यळीं बलेल्यासारखा 


२. त्यांचे हृदय बेईमान लाहे, भाता. त्यास प्राथष्थिसे 
मिळलिं्व पाहिजे; .तो त्यां 


म्हणतील, . आम्दांला: राजा . नाहीं, कारण अपुदी. 


: परमेश्वराचे... भय बाळगिलें , नाहीं; राजा. 'आसच्या 
'काय कामाचा £ . . 


“ ते फक्त वचने बोलतात, खोग्या प्रतिज्ञा करितात. करार 
करितातं, म्हणून शेताच्या तासांत विषवकली उगवते तर्से 
त्यांच्यासाठी प्रतिफळ उगवेल. ५ नेथ-आवेनच्या वासरां- 
साठीं शोमरोनांतळे रहिवासी घाबरे होतील; . तेथळे लोक 
त्याजविषयीं शोक करितील, त्याचे पुजारी जे त्याच्या 
वैभंवाबद्दद॑ आनंद करीत असत ते आतां. ह्याकरिता 
बिलाप करितील; कारण तें त्यांस अंतरळें आहे, ६ यारेब 
रांजासाठी भेट म्हणून ते . अश्छुरास नेतील; एफाशम 
लाळेने व्याप्त होईल, . इतलाएलोस आपल्या स्वतांच्या 
मंसंलतीची ठाज वाटेळ; ७ शोमरोन नाश पावला आहे, 
त्यांचा राजा पाण्यावर 'तरंगणाऱ्या' ढलप्यासारंखा आहे. 
८. इक्लाएंलाचें पांप म्हणजे आवेनचीं उच्चस्थानें 'नाां 
पीवतीलं; त्यांच्या” वेद्यावर कांटेकुसळें व काटेरी झुडपे 


| उगवतील॑; ते पर्वेतांस म्हणतील, आम्टांस झाकून टाका 


टेकेब्थांस म्हणतील, आम्हांवर पंडा. 

९ हे इंछ्लोएला, 'गिबांत घडलेल्या गोष्टींच्या वेळेपासून 
तूं पाप करीत आला आहेस; तेथेंच ते अद्यापि आहेत; 
गिबोंतं दुष्कर्म्यांबरोबर झालेल्या लढाईत ते सांपडले नाहींत: 
वृ मला वाटेल तेंव्हां मी त्यांस शासने करीन; त्यांस 
त्यांच्या दोन्ही पातकांस्तव शासन करण्यास त्यांच्याविस्द 
राष्ट्र गोळा होतील. ११ एफ़ाडेम द्रिकविळेली कालवंड 
आहे, तिला मळणी केरेण्याची आवड आहे; मी तिच्या 
सुंदर मानेवर जू ठेवीन, मीं एफ्रांइमाला जुपीन; येहूदा 
नांगरील, याकोब” कोळंपील. 

१२ तुम्ही आपणांसाठी धार्मिकतेची पेरणी करा 
म्हणजे प्रेमाची 'कॉपंणी कराल; पडीत जमीन नांगरून 
काढा; कारण' परमेश्वराने येऊन तुम्हांवर धार्मिकतेची वृष्टि 
करावी याकरितां त्याठा शरणं जाण्याचा हा समय ओंहे. 


, १३ तुम्ही ..दु्टतेच्या. येरणीसाठी _नांगरिलें, <अचघमाची 


कापणी केलीं, सुमंही लबाडीचें फळ खडे; कारण तू. पेल्या 


९्श्रे 


अर १९५:१३--१२५११ 


मोगोबर.. भिस्त ठेविली, : आपल्या ' पराक्रमी वीरसमूहा- 
वर भाव ठेविला. १४ तुझ्या "लोकांमध्ये कलह. माजेल: 
चुद्धसमर्यी . शल्मनानें बेथ-आर्थेठाल उंदप्यस्त केलें तेव्हां 
आडेला मुलांसह आपटून मारिले, तशी तुरी: सवे तेट- 
- बंदीची नगरे नाश पावतील. १९५ तुमच्या 






शल्लाएलाचा राजा नाश पावेल. 


१ इखलाएल.लहान मूल असतां त्याजवर माझी. 

६ ९ प्रीति. बसली; सी त्याला, आपल्या पुत्र. म्हणून 
. _मिसरांतून बोलाविले. २ जों जों .मी. बोलावी 

तों तों ते मजपासून दूर .जात;. ते बालयूर्तीस  धलि 
अर्पीत, कोरीव मू्तीपुढें धूप,-जाळीत. ३... मींच एफरा- 
इमास :चालावयास. शिकविळें, मीं त्यांस आपल्या कर्वेत 
यागविठें;.. झाणि मी .:त्यांस बरे केले, पण . तें. त्यांसं 


होशेय 


१० ते परमेश्वरामागून जातील, तो सिंहासारखा. गर्जळ; 
तो येजेड आणि त्यांचे पुत्र पश्चिमेकहून थरथर कापते 
येती. ११. मिसर देशातून पक्षी व अई्यर देशांतून 


; पारवे. येतात. तसे ते. थऱयर.कांपत. येतील, व' मी. त्यांस 
'दुष्टतेच्या | त्यांच्या घरांत बसवीन, असें परमेश्वर म्हणतो. 
अघोरतेमुळें. बेथेल येथें तुम्हांस असें होईल; प्रमांतकाळी !: 


१२ . एफ़ाइमारने. लबाड्यांनीं. मला घेरिलें आहे. 


: | इं्षाएलाच्या . घराण्याने कपटाने मला घेरिळें आहे... देव 
जो सत्य व पवित्र त्याजबरोबर यहूदाहि बेबंदपणानें 


३२ 


वागतो. १ एफ़ाईंम वायूची जोपासना करितो. 
पूर्वेच्या वाऱ्याच्या . मार्गे लागतो; दिवसभर तो 
_. .. लबाडी व नाश यांची वृद्धि करितो; ते अश्छरा- 
बरोबर करार करितात, मिसर. देद्यास तेल नेतात. 
२ परमेश्वराचा यडूदाबरोबर वाद आदे, तो याकोबाठा 
त्याच्या आचरणाप्रमाणें शासन . करील;. त्याच्या कमो. 
प्रमाणें. तो त्याला प्रतिफळ देईल. २. गमोदांयांत असतां. 


-मीं | त्यानें. आपल्या. : भावाची टांच धरिली; तो आपल्या 


भरज्वानींत असतां देवाबरोबर झगडला; ४ म्हणजे 


ममतेने, खाळं | अर्थात दिव्यदूताबरोबर झगडून तो जय पावला, त्याने 


इस्ाएला, मी तुला कसें बहकूं देईन. £ मी तुला .अदेमा: 
सारखें करू काय ६ संबोईमासारखे कहूं..काय १ माझें 
हृद्य खळबळळें आहे,.. माझ्या कळवळ्यांस ऊत आला 
आहे...९ मी आपल्या क्रोधसंतापॉप्रमाणे करणार नाहीं. 
मी. छंकाइमाचा नाद्य.;करण्याकरितां- भागे फिरणार नादीं 
: कारण मी. देव आहें, मनुष्य नव्हें. तुजमध्यें असणारा 
थवित्र शस तो :मी . आहें; मी. -कोभतावेझानें येणार नाहीं. 


 थणणा परणिणाणाला 


१:-पाठभेद $ रथावर 





५३४ 


देवाची. करुणा भाकिली; त्याला देवाचें जेथेलास. 


:। दर्शेन झाळें तेथें तो. आमच्याबरोबर बोलला, ५ परमेश्वर, 


सेनाधीडा- देव परमेश्वर, हॅ नाम त्याचें स्मारक आहे. 
६ म्णून तूं आपल्या . देवाकडे वळ; दया व. न्याय 
यांचें पालन कर; आपल्या देवाची प्रतीक्षा करून राहा. 

७ कनोनाच्या हाती खोटा ताजवा आहे; .जुबम 
करणें त्याला आवडते. ८ एफ्राईम म्हणतो, मी खरोखर 
घनवान्‌ झालों. आहें,. मी संपत्ति मिळविली आहे, 
पापाचा बट्टा लागेल असा अधर्म माझ्या सर्व कमाईत. 
माझ्या हातून. झाला नाहीं. ९ मिसर देशापासून मी परमे- 
श्वर. तुझा देव आहें, उत्सवाच्या दिवसांप्रमाणें मी तुला 
पुनः तंबूंत राहावयास लावीन. १० मी संदेष्यांबरोबर 
बोललो. आहें; मींच. दिव्यदरीनांची रेळचेल केली आहे 
आणि संदेष्यांच्या द्वारें मीं दृष्टांत देऊन बोघ केला आहे. 


११ ग्रिलाद मूर्तिपूजक बनला आहे ना ? तर तो शन्यवत्‌ 
' होऊन -जाईल; गिल्गालांत . त्यांनी बैल अर्पिळे; त्यांच्या 


१:-अथवा व्यापाऱ्याच्या 


द्दोशेय 


-अ० १२४११-१४५७ 





वेद्या ज्ञेतांच्या तासांतील दगडांच्या. राशींसारख्या 
आहेत. १२९ याकोब अरामाच्या रानांत पळून गेला; 
इस्राएलानें बायकोसाठी चाकरी केली, बायकोसाठी मेंढरे 
रांखिलीं. .१३ एका संदेष््याच्या हस्ते परमेश्वराने इख्ा- 
एलास मिसर देशांतून बाहेर आणिलें, दुसर्‍या संदेष्ट्याच्या 
हस्ते त्याचें रक्षण करविले, १४ एफ़ाइमारने क्रोध 
अत्यंत चेतक्लि आहे, त्याचा रक्तपातदोष त्याजवर 
तसाच राहील, आणि त्याचा प्रभु त्याने केलेल्या 
अप्रतिछेचें उसने फेडील, 

१ भ्फराईेम बोल्त असे तेव्हां लोकांचा 
१ श्‌ थरकांप होई; तो इस्लाएलांचा सरदार झाला; पण 
». पुढें बालमूर्तीच्यासुळे दोषी होऊन तो लोपला. 
२ ते आतांहि अधिकाधिक पाप करीत आहेत, ते 
आपल्याजक्ळच्या रुप्याच्या आपणांसाठीं ओतींव मूर्त 
करीत आहेत; ते आपल्या कल्पनेप्रमाणे मूर्ति करीत 
आहेत; त्या सवे कारागिरांच्या कृति आहेत; ते अशा 
मूर्तीबरोबर बोलतांत, यज्ञ करणारीं मनुष्ये वासरांचें 
चुंबन घेतात. ३ ह्यास्तव ते सकाळच्या अशभ्रासारखे 
लवकर उहून जाणाऱ्या दहिंवरासारखे होतील, खळ्यांतून 
वावटळीनें उड्णाऱ्या भुसाप्रमाणे, धुरांड्यांतून निघणाऱ्या 
घुराप्रमाणें ते होतील. 

४ मिसर देशापासून मी परमेश्वर तुझा देव आहें, 
मजपरता अन्य देव तुला ठाऊक नाहीं, मजवांचून कोणी 
त्राता नाहीं. ५ मी रानांत, रखरखीत प्रदेशांत, तुला 
खाऊं घातलें. ६ जसा त्यांस चारा मिळाला तसे ते चरून 
तूप्त शाळे; ते तूप्त झाले तेव्हां त्यांचें हृदय उन्मत्त झालें 
आणि त्रे मला विसरले. ७ यास्तव मी त्यांस सिंहासारखा 
झालों आहे, मी वित्त्यासारखः वाटेवर दबा घरून बसेन 
८ जिचीं पिलें हरण केलीं आहेत अश्या अंस्वलीसारखा 
मी. त्यांजवर हृह्ठा करीन, मी त्यांचे ऊर फाडून टोकीन 
मी त्यांस तेथें सिंहासारखें खाऊन टाकीन; वनपछ्ञु त्यांस 
फाडून त्यांचे जुकडे. तुकडे करितील. ९ हे इलाएला, 
जों- मी तुझा साहांग्रयकतां त्या मजवर तूं उलटलास 
त्यझुळें तुझा नाश झाला. १० तुझ्या सर्व नगरांतून तुझा 
चचाव करणारा तुझा राजा कोठें गेला ६ ज्य तुझ्या 


शास्त्यांच्या बाबतींत तूं म्हणावेंस कीं मढा राजा व 
अधिपति असावे, ते कोठें गेळे £ ११ मीं तुजवर कोपून 
तुला राजा दिला व तुजवर रागावून तो काहून नेला. 
१२९ एफ़ाइमाच्या अधर्माचें गाठोडे बांधून ठेविळें आहे, 
त्याचें पाप जमवून ठेविळें आहे. १३ प्रसूत होणाऱ्या 


.स्रीच्या वेदना त्याला लागतील; तो अक्कलशून्य मुल्या 


आहे, कारण तो गर्भाशयाच्या द्वारानजीक योग्य वेळीं 
येत नाही. १४ अधोलोकाच्या तावडींतून मी त्यांला 
उद्धरीन काय १ सृत्यूपासून त्यांठा मुक्त करीन 
काय ६ अरे मृत्यू, तुझ्या महामाऱ्या कोठें आहेत £ अरे 
अघोलोका, तुजकडून होणारा विनाद कोठें आहे १ माझ्या 


दष्टीपासून कळवळा लपला आहे. 


१५ तो जरी आपल्या भाऊबंदांत फलद्रूप आहे तरी 
पूर्वेचा वारा, रानांतून परमेश्वराचा वारा, येईल आणि 
त्याची विहीर आटेल, त्याचा झरा सुकून जाईल, 
तो त्याच्या निधींतील सवे मनोरम वस्तु हरण करील 
१६ शोमरोनास प्रायश्रित्त मिळेल कारण तो आपल्या 
देवापासून फितुरी झांला आहे; ते तरवारीने पडतील, 
त्यांची अर्भके आपटून मारितील, त्यांच्या गर्भवती 
ख्रियांस चिरून टाकितील, 

१ हे इत्लाएला, परमेश्वर तुझा देव याज- 

९ कडे वळ, कारण तू आपल्या अधर्मामुळें ठोकर 

खाऊन पडला आहेस. २ तुम्ही शब्दांनिशीं 
परमेश्वराकडे वळा; त्याला म्हणा, आमचा सर्व अधर्म दूर 
कर) कृपेनें आमचा स्वीकार कर, म्हणजे ओम्ही आमच्या 
वाणीचें फळ अर्पू. ३ अश्शूर आमचा बचाव करणार 
नाहीं, आम्ही घोल्यांवर स्वार होणार नाहीं, आमच्या 
हातच्या कृतीस, आमच्या देवा, असें यापुढें. आम्ही 
म्हणणार नाहीं, कारण तुजजवळ पोरकक्‍्यांस दयां मिळते. 

४ मी त्यांला वाटेवर आणीन, त्यांजवर मोकळ्या मनानें 
प्रीति करीन, कारण त्यांजवरचा माझा राग गेला आहे. ५ मी 


' इस्शएलास दहिंवरासारखां होईन; तो भूकमलाप्रमाणें फुलेल, 


लबानोनाप्रमाणें पूळ धरील. ६ त्याच्या फांद्या पसरतीळ, 
त्याचें सौंदर्य जैतून दृक्षासारखें होईल, त्यास लबानोना* 
सारखा वासं सुटेल. ७ ते परत येऊन त्याच्या छार्येत 


९३५ 


अ«. १७:७-योएढ १:१६ 


होशेय--योएल 





यण यमपुरी ते धान्यासारखे पुनर्जीवित होतील व द्राक्षी- | पासून तुला फळ मिळतें. 


ग्रमाणें फळें देतील; त्यांची कोर्ति लबानोनाच्या द्राक्षा 


९ जो कोणी शहाणा आहे त्याला हें समजेल, जो 


रसाच्या सारखी होईल. ८ . एफ़ाइमाळा यांपुढे मूर्तीशीं | कोणी समंजस आहे त्याला हॅ. कळेल; परमेश्वराचे माये. 
काय कर्तव्य आहे £ मी तर॑ त्याचें ऐकून त्याजवर | सरळ आहेत; त्यांनीं धार्मिक चालतील आणि पातकी 


रक्ष ठेवीन; मी हिरव्यागार सरूसारखा आहें, मज- 


त्यांत अडखळून पडतील. 





योएल 


१ पथ्एलाचा पुत्र योएल याला परमेश्वराचे 
६ वचन प्राप्त झालें ते हे: 

२ अहो. बृद्दहो, हे ऐका; देद्यांत राहणारे सवे 
जनहो, कान द्या. तुमच्या काळीं अथवा तुमच्या वाड- 
बेडिलांच्या काळीं .अज्ली गोष्ट क्षी. घडली होती. काय. 
३. तुम्ही हॅ आपल्या. .मुलांबाळांस कळवा, तुमच्या 
मुलांनी. आपल्या मुलांबाळांस कळवावें . व त्यांच्या 
मुलांनी आपल्या पुढच्या पिढीस कळवावे. ४ कुर- 

तुडणाऱ्या टोळापासून जे राहिलें तें. झुंडींनीं येणाऱ्या 
गेळांनीं खाडे, झुंडींनी येणाऱ्या टोळांपासून जें राहिलें 
ते. चाटून खाणाऱ्या  टोळांनीं खाळें; चाटन. खाणाऱ्या 
गेळांपासून .जे. राहिलें. ते अधाज्ली . टोळांनीं 
खाले. 

५ अहो मदप्यांनो, जागे व्हा. आणि .रढा; द्राक्षारस 
पिणाऱ्यांनो, . तुम्दी. सवे नव्या द्राक्षारसाकरितां विलाप 
करा, कारण तो तुमच्या तोंडचा काढून घेतला . आहे. 
€ माझ्या देशावर बळकट व. असंख्य लोक आढे 
आहेत; त्यांचे: दांत. .: [सिंहाच्या दांतांसारखे: आहेत. 
त्यांस. सिहिशीत्ये सुळे..आहेत. . ७ त्यांनीं - माझ्या.- द्राक्ष- 
वेळांची नासधूस केली . आहे; माझ्य़ा अंजिराच्या 
झाडाच्या. ढळऱ्या काढिल्या आहेत, सोडन सोळून त्यांनीं 
त्याची साळ काहून टाकिलळी आहे, आणि त्याच्या फांद्या 
यांढऱ्या झाल्या आहेत. ८ तरुण स्री गोणताट नेसून 
आपल्या. . तरुगपणच्या पतीकरितां श्लोक करिते तसा. 


शोक करा. ९ परमेश्वराच्या मंदिरांत अन्नापण व. पेया- 
पैण हीं येण्याची बंद झालीं आहेत; ..परमेश्वराची: सेवा 
करणारे याजक शोक करीत आहेत. १०. झेताचें. रान. 
झाळें आहे; भूमि . रुदन करीत आहे,. कारण पिक्राचा 
नाश झाला आहे; नवा द्राक्षारर आटला आहे; तेल 
क्षय पावळें आहे. ११ शेतकऱ्यांनो, निराश व्हा 
द्राक्षीचे मळे करणार्‍यांनो, गहूं व जवस यांकरितां 
बिठाप , करा, कारण शेताचें पीक नष्ठ झाठें आहे. 
१९ द्राक्षीचा वेळ वाळला आहे, अंजिराचें झाड 
कोमेजून गेळें आहे; डाळिंब, ताड व सफरचंद असी 
मळ्यांतील सवे झाडे सुकून गेलीं आहेत; मानव 
जातीचा आनंद आटला आहे. 

१३ याजकहो, गोणताट छेऊन शोक करा; वेदीची 
सेवा .करणाऱ्यांनो, विलाप करा; माझ्या देवाच्या 
सेवकांनो,- या, गोणताटावर पडून रात्र घालवा; कारण 
तुमंच्या देवाच्या मंदिरांत अन्नापैण व पेयापेण येण्याचे 
बंद झालें आहे. १४ उपासाचा एक पवित्र दिवस. नेमा, 
पवित्र. मेळा. भरवा, तुमचा देव परमेश्वर याच्या मंदिरांत 
वडिलांस व. देशांत राहणाऱ्या सर्वांस जमवा. व. परमे- 
श्वराला आरोळी मारा. 

१५ त्या दिवसाबद्दल हायहाय करा | मयंकर दिवस ! 
परमेश्वराचा दिवस जवळ येऊन ठेपला आहे, सववेसमर्था- 
कडून विनादमय असा तो येत आहे.. १६ आमच्या 
डोळ्यांदेखत आमचें अन्न काढून घेतळें नाहीं काय £ 


९३६ 


बत 


भ० १५१६-२१ 


आसस्या देवाच्या मदिरांतीड आनंद व उत्साह. नष्ट | एकमेकांस. रेन बात. नाहीत; ते आपापल्या द्वेवाच्या मंदिरांतील आनंद व उत्साह नष्ट । एकमेकांस : रेढ्न. चालत. नाहींत; ते. आपआपल्या 


झले. नाहींत काय ६ १७ ढेकळांखालीं 'धान्यास 
बुरा चढला. आहे, पेवें रिकामी पडलीं. आहेत. 
कोठारे पहून गेली. आहेत; कारण पिके बुडाली आहेतं. 
१८ .गुरेंढोरें-कर्शी घापा टाकीत आहेत! कळप 
धाबरळे आहेत, कारण त्यांस चारा नाहीं; सेंढरांचे 
कळपहि पीढळे आहेत. १९ हे परमेश्वरा, तुझा मी 
शवा करितो, कारण रानांतीळ कुरणे. अभीने खाल्ली 
आहेत,. शेतांतील सर्वे झाडें ज्वालांनीं भस्म केलीं 
आहेत.. :२० वनपद्रुंजाहि तुझा सोस लागला आहे, 


१ स्वीयोनांत करणा वाजवा, माझ्या पवित्र 


है: “५ 
वै झू र "१ 
ह! 

जै 

6 

कै, 


आहे; पूर्वी. कधींच असा प्रकार शाला 


ग. |. 
त्य 


| के 
बै 
ज्य 
ही 
र 
श्र 
नन 
क 


शु 
ड़ 


'स्वारांसारखे ते धावतात. ५.ते उद्धा टाकितात, त्यांचा 
आवाज डोंगरमाथ्यांवरून जाणार्‍या - रथांच्या आवाजा- 


पुढें राष्ट्रे व्यथित होतात, सर्वांची 

बेडतात: ७ वौरांप्रमाणें ते घावतात, योद्धथांप्रमाणे ते 
तट चढन. जातात, ते प्रत्येक आपआपल्या मार्गोनें 
कूच करितात, ते आपली दिशा सोडीत नाहींत. ८ ते 





वाटेने जातात; समोर झज्ले असतां ते जखम न होतां 
त्यांतून पार जातात. ९ त्ते शहरांतून इकडेतिकके. 
फिरतात, ते. 'मिंतीवहन चालतात, ते. 'वहूनं धरते . 
१० त्यांच्यापुढे ष्रथ्वी कांपते, ,.आकाश थरथरते, .सूग्े 
व. चंद्र काळे पडतात, तारे प्रकाशवयाचे थांबतात. 
१३ परमेश्वर आपल्या सैन्यापुढे. गजेना करितो; कारण 
त्याचा तळ. विस्तीर्ण आहे; . त्याचा. हुकूम. :बजाविशारा 
अलंब्रान्‌ आहे; परमेश्वराचा दिवस मोठा. व फार. भयं- 


कर आहे; त्या वेळीं कोण टिकेळ.£ 
.....१२ आतां तरी परमेश्वराचे-वचन ऐका; भन:पूर्वक 
, | मजकडे वळा; उपोषण, .आकंदन व. शोक. करून 


वळा. १३ आपलीं वले नव्हे, तर आपलें हृदय फाडा 


सियोनांत: , करणा... वाजवा; .उपासांचा एक 
पवित्र दिवस नेमा, प्रवित्र. मेळा भरवा. १६. लोकांस 
ज्ञमवा, मंडळी झुद्ध करा, वडिलांस जमवा, मुलें व्‌ 
स्तनपान करणारीं अभेके यांसहि एकत्र करा; 


. | आपल्या खोलींतूत व :वधू आपल्या मंडपांतून बाहेर 


येवोत. :१०७ देवडी वेदी यांच्यामध्यें याजक 
परमेश्वराचे सेवक, रुदन करीत म्हणोत, हे परमेश्वरा 


आपल्या लोकांबर  केंढमा कर; आपल्या वतनाची 
.- अभ्तिष्ठां होळ चेक नको; होऊं देझीक तर: राष्ट्र 
गी-.! त्यची निसेल्तमा “ कॅरितीरे; त्यांचा द्व झातां . कोठे 


गेल असें र टनी कां म्हंगावे १ . ट 
१८. तेव्हा र सोकन आहा देशाविषयी हैष्यी-. 


मेशरांने आपल्या: ठोकांची” विनवणी न्य क्ट 





२९३७ 


० २११७-३१५१७ र | योएंल | 


व प्रथ्वीवरं रक्त, अम्नि व धुराचे लोळ अशो. चिन्हे 
दाखवीन. :३१ परमेश्वराचा महान्‌ व भयंकर दिवस 
येण्यापूर्वी सूर्य अंधकारमय व चंद्र रक्तमय _ होईल. 
प्रदेशांत ३२ तेव्हां. असें. होईल कॉ. .जो कोणी परमेश्वराचा 
धावा करील तो तरेल; कारण परमेश्वराने म्हटल्या- 
] प्रमाणें निभावलेले सीयोन डोंगरावर व यर्क्ालेमांत 
राहतील आणि परमेश्वराने ज्यांना बोलाविळें ते बाकी 
उरलेल्यांत राहतील. 
१ पाहा, त्या समयीं मी यहूदा ब यरकालेम 
-$ यांचा बंदिवास फिरवीन; २ तेव्हां सर्वे राष्ट्रं जमा 
करून यहोशाफाट ( परमेश्वर न्याय करितो ) ह्या 
नांवाच्या खोऱ्यांत आणीन, आणि माझे लोक, माझें 
वतन इल्लाएल, यांस त्यांनीं राष्ट्रांत विखरून माझा देश 
वांट्न घेतला म्हणून तेथें त्यांजवर दावा भांडीन. . ३ 
त्यांनीं माझे. लोक पणाला लाविे, त्यांनीं मुलगा देऊन 
वेश्या घेतली, द्राक्षारस प्यावयासाठीं त्यांनीं मुलगी 
विकली. -४ सोर, स्रीदोन ब. पलेशेथाचे सव प्रदेश 
तुम्ही माझें. काय करणार ६ मी केळेल्याचा बदला 
दवता कायं £ अथवा मजला कांहीं करिता काम ई मी 
चर. पराठविळेळें आपलें महासैन्य म्हणजे झुंडींनीं . येणारे । त्वरेने तुमचें कृत्य तुमच्या माथी मारीन. :0' कारण 
टोळ, चाटून खाणारे, टोळ, 'अधाजी टोळ व कुरतुछणारे ) तुम्हीं माझें सोनेरुपें हरण केळे आहे, तुम्ही माझी उत्तम 
रोळ यांनीं ज्या वर्षांचे उत्पन्न खाहें त्यांची तुम्हांस भरपाई । रत्वें आपल्या देवळांत नेठीं आहेत. ६ यहूदा व यंरुदा- 
करून देहेन:'२६ तुम्ही भरपूर-अन्न खाठ आगि तृप्त व्हाल | लेस. यांतील लोकांस * त्यांच्या देशांतून . काहून दूर 
य ज्यानें तुम्दांसाठी आद्ययाचीछत्ये केलीं तो. दुमचा । न्यावे. म्हणून तुम्ही त्यांस प्री येथील लोकांस 
देव परमेश्वर र्‍याच्या नामाची स्तुति कराल; माझी । विकले. ७ पाहा, जेथें तुंम्ही त्यांस विकून पाठविलें 
प्रजा कधींहि. लजित होणार नाहीं. २७ ठुम्ही समजाल | तेथून त्यांची उठावणी केहून त्यांस मी. आणीन आणि 
कीं इक्मएल लोकांमध्यें मी. आहें; मी परमेश्वर तुनचा । तुमची कृति तुमच्या : नाथी : मारीम; ८ आणि तुमचे 
- देव आहे; अन्य :कोणी नाहीं; व॑ माझी प्रजा कधींहि | पुत्र व “कन्या यांस. विकून यहृद्यांच्या हातीं देईन 
होणार नाही. आणि. ते:त्यांस दूरच्या. राष्ट्रांस म्णजे शबाईे लोकांस 
२८ यानंतर असें होईळ कीं< मी झापल्या | 'विकितीळ असें परमेश्वराने म्हटलें आहे. 2 ता, 
झात्म्याचा मनुष्यमात्रावर वषीबर करीन, --शेव्दां::तुमचे |: ९. राष्ट्रांमध्ये -.हें जाहीर करा; यज्ञयाग . कलन 
पुत्र व- तुमच्या कन्या संदेश... देतील, तुमच्या कद्धांस | रुढाईंची तयारी करा, वीरांची :ठठावणी करा; ..सवे 
स्वमें पडतील, तुमच्या :तरुणांस- 'इ्ांत; होतील. । ळढवय्यांना एकवट. होऊं द्या, आणि -त्यांरा चाळ करूं 
२९ तुसचे, दास द. दासी: यांवरहि. त्या. समयी मी । द्या...3० तुमचे फाळ ठोकून त्यंच्या तरवारी बनवा, 
' झापल्या आत्म्याचा वषव: कहीन.. . २७. मी-आकाझ्मंत | :आपल्या कोयत्यांचे. भाठे बनवा; अशक्तहि मी वीर 
अथवा : घा्मिक्ततेस अनुसरून आगोटीचा पाऊत '- मुळांत: यावाने . . . 


९३८ 





सहा, मी तुम्हांस धान्य, . नवा दाक्षारस क॑ तेल' पाठवून 
ह तुम्ही :तू्त व्हाल; -यापुढें . राश्रंमध्ये 


| कयी येईल; कारण त्याने उन्मत्तपणाची कृत्ये केली 
आ 

*. २१ 'अगें भूमि, मिंऊं' नको, उल्लोस कर, हर्षे करं 
कारणं. पंरमेश्वरांने ' महतकृत्यें . केलीं आहेत. २२ 
वंनपश्मूनो, - भिळं नका, कारणं जनांतलीं कुरणे । . 
हिरवी होत आहेत, झाडें फळें देत आहेत, अंजिरांचें 
झाड “वें द्रोक्षीचां वेळ आपले' सत्त्व देत 'आंहेत.. 
"ऐई. सीयोनपुत्रहयो, परमेश्वर तुमचा. देवः याच्या ठायीं 
उल्मास- करा, हर्ष करा; कारण 'तुम्दांस “हितकर होईल 
इतक! आगोटीचा पाऊस तोः देतो;-.तो पहिली पर्जन्य- 
 कृष्टि म्हणजे आगोटौचा वः वळवाचा. पाऊस पाढितो. 
२४ मग *खळीं “अव्हार्ने. मरून जातील, कुंडे. नव्या 
दवाक्षारसाने. व. लेलानें उपळूनः जालीठ. २५-.मीं तुम्हां 











र कह्न्या 'यं;एकत्र:”जमा;ः हे परमेश्वरा, . तुझे 


शरीर तेथे. आण... १२. राष्ट्रे- उठावणी . करून यहोशा- 
फ़ाटाच्या :त्वॉऱ्यांत : येवोत; :- येथें मरी. न्यायासनावर 
"असून सभोवतालच्या सर्व राष्ट्रांचा न्याय करणार आहें. 
३. विळा चाल्या,:. पीक तयार. आहे; या, चला. 
उतरा; द्राक्षांचा घाणा. भरला आहे; कुंडे अरून वाहत 
आहेत;:कारणं लोकांची 'दुधठहें फार- आहे. : 

१४. लोकांच्या झुंडी, निर्णयाच्या खोऱ्यांत लोकांच्या 
झुंडी आहेत, कारण निर्णयाच्या खोऱ्यांत 'परमेश्वराचा 
दिविस येऊन ठेपला आहे; १५: सूये व चंद्र काळे 
यंडरे. आहेत, तारे प्रकाशावयाचे “थांबतात. . १६ 
यरमेश्वर  सीयोनांतून गर्जना . -करितो,:.. यरुदालेमांतून 
आपला दाब्द ऐकवितो, आकाश व पृथ्वी. थरथर 
कांपत आहेत, तरी परमेश्वर आपल्या लोकांचा आश्रय 





अ० ३५१०-आमोस श्भ्ट 


आहे, इद्राएक ढोकांचा दुगे -भाहे. १७  सीयोनावर, 
आझ्या पवित्र डोंगरावर - राहणारा परमेश्वर लुमचा . 
देव मी आहें हें तुम्हांस कळेल; लेव्हां यरुदाळेम यवित्र 
स्थळ होडेल, यापुढें परके'-त्यांतून येणारजाणार नाहींत. 

$८ त्या .काळीं असें. होईल. कीं पर्वेतांवरून * नवा 
श्वक्षार्स पाझरेल;. टेकड्यांवरून दूध वाहील, ब 
यहूदांचे 'सवे ओहोळ पाण्यानें भरून वाहतील; परमे- 
श्वराच्या - मंदिरांतून' झरा 'निघेळ तो. दिषद्चिमाच्या 
खोर्‍्यास.; पाणी . पुरवील. १९. मिसर देश उजाड होईल 
व अदोम. वैद्तण होईल, कारण त्यांनी आपल्या बेश्यांत 
निर्दोष रक्त पाहून... यहूदाच्या वंदाजांवर... बलात्कार 
केला.. २० महुदा तर. : सवेकाळ. वसेल,- यस्छालेम 
पिढ्यानपिढ्या. ,राहील....२१ त्यांचें पाडिलेळें रक्त -मी 
निर्दोष ठरवीन, तें पूर्वी. निदोष ठरविटें :नव्हर्ते; . कारण 
परमेश्वर सीयोनांत वस्ती करितो. 








आमोस 


-०&8>&-&०- 


१ तक्तोवा येथील मेंढपाळांतला आमोस याला, 
€ यहूदाचा राजा उज्बीया व इख्लाएलाचा राजा 
योषाशाचा पुत्र थराबाम यांच्या काळीं, भूमिकपा- 
पूर्वी दोन वर्षे, इख्ाएलाविषयीं दृष्टांतरूपाने प्राप्त 
झालेलीं वंचनें हीं 
:_-९ तो म्हणाला, परमेश्वर सीयोनांतून गर्जना करितो, 
यस्कालेमांतून आपला दब्द ऐकवितो, मेंढपाळांचीं कुरणे 
शोक. क्ररितात व कर्मेलाचा माथा सुकून गेला आहे. ._ 

३ -परमेश्वर म्हणतो, दिमिष्काचे तीन काय पण चार 
अपराध. झाले, म्हणून मी शासन करण्यापासून माघार 
घेणार नाहीं; कारण मळणी करण्याच्या लोखंडी यंत्रांनी 
त्यांनी गिलादाला मळिलें. ४ तर हजाएलाच्या 
घरावर अभि पाठवीन; तो बेन-हृदाद याचे महाल 


जाळून फस्त करील. ५ दिमिष्काचा अडसर मोडून 
टाकीन, आवेन खोऱ्यांतील सिंहासनारूढ असलेला व 
बेथएदंनाचा राजवेत्रधारी यांचा निःपात करीन 

अरामाच्या लोकांस ' पाडाव करून कीरास नेतील, असें 
: ६ परमेश्वर म्हणतो, गाचे तीन कांय पण चार 
अपराध. झाले, म्हणून मी. शासन करण्यापासून माघार 
घेणार नाही; कारण त्यांनीं अदोमाच्या दववाली करण्यासाठीं 
झाहून: सर्व लोकांस बंदिवान करून नेलें; ७ तर मी 
गज्जांच्या तटावर अभि पाठवीन, तो त्याचे महाळ जाळून 
फतत करील. ८ मी अद्दोदांतील. सिंहासनारूढ असलेला 
व॒अष्कलोनचा राजवेत्रधारी यांचा निःपात करीन: 
एक्कोनावर :मझा हात: चालवीन व पलिष्ट्यांचा. निःझेष 


९२५ 


अ १४८-९४१६- भामोसः- 


र रिठें आहे, त्यांनीं त्याचे विधि पाळिळे नाहींत;-:व तमांचे 
' | वाढवडीर ज्या खोठ्या गोष्टींल-अनुसरले : त्यांच्या योगें से 
बहकळे झाहेत; ५ त्माझुळें - मी :यहूदाबर अभि पांठ- 
ब्रीन, तो. यरुडळेंमाचे-भंहाल: जाळून फत्त्त करील. 
1 **६ परमेश्वर म्हणतो; इ्ताएठाचे तीन. काग षण यार 
॥ अपराध झाळे; म्हणून मी झासन करण्यापासून माघार 
, 1 क्रेमार नाहीं; . कारण - तेः स्प्यासाठी धार्मिकास विकतात. 
एका जोब्यासाठीं गरिबासत क्रिकतात; ० गरिबांची मस्तके 
'बुळींत. ढोळवितात, :ते-दोनांच्या: मार्गांत आढवे. येतात; 
माझ्या पवित्र नामास.। जज लावण्याकरिता: मुलगाः-:व 
ने | आप एकाच “तरुंगीकडे : जातात. ८ गहाण. घेतलेली वक 
१ | धाळून ते प्रत्येक 'वेदीजवळ .निजतात आणि: आपल्या 
७ 1 दैवेतांच्या .. मंदिरांत: .भेतठेल्या. दंडाचा द्राक्षारस प्राशन 


९ मीं तरं त्यांच्यापुट्रन अमोरी: छोकांचा संहार केला 
त्यांची उंची गंधसरूच्या. उंचीसारखी होती. ते अद्लोन . 
.| झाडांसारखे मजबूत. होते; मीं वरून त्यांचें फळ व खाढन 
” | त्यांचें मूळ नासविठें. १० मीं तुम्दांस अमोरी लोकांच्या 
देशाचे वतन देण्यास मिसर देशांतून आणिलें व चाळीस 
वर्षे रानांतून फिरविठें. ११ तुमच्या पुत्रांतील कांडींना. 
-संदेटटे * होण्यासाठी व तुमच्या तरुणांतील कांहींना 
5 । नाजीर होण्यासाठीं मी वाढविले, इस्राएल” वंशजहो, असें 
नन्हे काय,. असें परमेश्वर म्हणतो. १२ तरी पण तुम्ही 
नाजीरांस. द्राक्षारस पाजिला व संदेष्ट्यांस. संदेद्य 
नका भल्ली आज्ञा केली. 

१३ यामुळें पाहा, धान्याच्या पॅढ्यांनीं. गचच.भरळेला 
गाडा जसा खालीं दबतो तसें मी तुम्हांठा दाबीन, 00४ 
जो :चपळ. त्यास पलायन साघावयाचें. नाहीं, 
आहे त्यास आपली झक्ति चालवितां यावयाची नाहीं 
वीरास झापला जीव वांचवितां येणार नाही; १५. धनुर्धा 
याला उभें राहतां येंगार नाही; चपळ पायांच्या इंसमाला 
आपला बचाव करतां येणार नाहीं; घोडेस्वारास 
। ऑ्पेछा जीव वांचवितांः येणार नाही; १६ वीरांपैक्री . महा- 
घैयेवान्‌हि त्या दिवशी उघडाबोडका पंळून जाईल, अर्से 








हाडें भाजून त्यांचा चुना. केला; २ त्यामुळें मी. म्वाबावर 
अभि पाठवीन, तो करीयोथाचे महाल जाळून .फस्त 
करील वं त्या दंगलींत रणशब्द वे. शिंगांचा' आवाज होतं 
असतां, मवांब नष्ट होईल; '२ मी त्याच्यातल्या शात्त्यांस 
कापून टाकीन, व त्याच्याबरोबर त्याच्या _सब सरदारास 
मारून टाकीन, असें परमेश्वर म्हणतो. 

* ४ परमेश्वर म्हणतो, यहूदाचे तीन-. काय पण 
चार अपराध झाले, म्हणून मी शॉसन करण्याफतूस माघार 
भेभार नाहीं; कारण त्यांनी परमेश्वराचे भर्मशासख धिक्का 


:अ० ३५११-७८: 





___ १.इक्लाएलवंशजहो; तुम्हांविरूदध म्हणजे: जें सवे 

ः कुळ मी मित्तर देशांतून बाहेर आणिलें :त्याच्या- 
विरुद्ध परेसेश्वराने. सांगितलेले वचत्त ऐकां;. तें असें 
२:्भूतळांवरील सर्व कुळांत केवळ तुमच्याबरोबरच मीं 
परिचय -केला; : म्हणून: तुमच्या सर्वे: दुष्कृत्यांचद्दळ 
मी. तुमची झेडती घेईन. ३. .पूवेसंकेल - केल्याशिवाय 
दोघे . जण ऐकमेकांबरोबर <चालतील. काय:१- ४- पार 
नसल्यास वनांत सिंह गर्जना करितो काय १ कांही 
शरिळें . नसल्यास तरुण: सिंह आपल्य़ा. गु्हेंतः गुरयुरतो 
काय ६ ५ पादच. मांडिला नसल्यास : प्रक्षी.. जमिनी- 
वरल्या. जाळ्यांत .. अडकेल...कायं £ जीळ्यांत . कांहीं 
अडकलें नसल्यास ते जमिनीवरून बर उडेल कार्य £ 
६... नगरांत रणशिंग वाजविल्यास: लोक: शवाबरावय़ाचे: 
नाहींत काय '१:. नगरावर विपत्ति. आली- असून: ती. 
परमेश्वराने आणिली नाहीं असें होडेळ. काय ? ७ प्रभु. 
परमेश्वर आपलें रहस्य आपले' सेवक संदेषे यॉस 'कळ- 
विल्याशिवोय खरोखर कांहींच करीत नाहीं. ८ सिंहार्ने- 
अर्जना:केली आहे; त्याला भिणार नाहीं असा कोण? 
प्रभु परमेश्वर बोलला आहे; संदेश दिल्यावांचून 
कोणाच्यानें राहवेल ? 

९. अश्दोदांतील महालांतून व. मित्तर . देशांतील 
महालांतून “असें जाहीर करून सांगा: 'शोमरोनच्या 
डोंगरांवर जमा. व्हा; त्यासध्यें. केवढी देमल चालली आहे 
ती. पाहा, त्यांच्यांत काय जुलूम होत आहे तो पाहा 
3०. परमेश्वराचे असें म्हणणें आहे कीं हे जे आपल्या 
महालांत बलात्कार व विध्वंस यांच्यायोगें धनसंचय 
करितात त्यांस सरळ आचरण करण्याचें ठाऊक नाहीं. 
११ ह्यास्तव. प्रभु परमेश्वर. म्हणतो, तो पाहा शत्रु! 
तो देश घेणार ! तो तुर्झे बळ हरण करणार व 
तुझे :महाळ ळटणार ! :१२ परमेश्वर म्हणतो, जसा 
मॅढपाळ . सिंहाच्या तोंडातून दोन तंग्रब्या - अथवा 

कानाचा एकोंदा “ तुकडा. बचावितो तसे पलंगाच्या 
कोपऱ्यांत? रेशमी. गादोवर बसणारे इक्लाएलाचे वंशज 
आपंला जीव:वांचवितील, ढे 





$. १३ हे. ऐका; व:याकोबाच्या :घराण्याविसुद, प्रतिज्ापूर्वक 


स्संगा.: श्रथु-परंमेशर सेनाधीरा देव म्हणतो; १४ ज्यादिवशी 


वैभ्षाएलॉच्या घराण्याचा त्यांच्या- अपराप्रांभरइल,भी.सर्माकारू 
-घेडेन:: तेव्हां - बेथेलाच्या < वेद्यांचा: . समाच्या :वेईन;, 
'वेद्वीरचीर शिंगे '.तोडिलीं:-.जाऊंल- ती“: भूमीवर. पडतील 


१७ हिंधाळ्याचा महाल. उ्ळ्याच्या महातातर भाद 
ळून "पाडी हस्तिदताने मढविठ्रेली घरें :-नष्ट होतील, 
बहुत :बॅरे नादींतशी*झेतील;,असें परमेश्वर म्हणतो. 
$-४शोमरोन डोंगरात्रेर असणाऱ्या बाशासाचच्यां: 
%$ गाईनो,: ज्या. तुरंदी.८. दीनांस:- नाडितां, गरिबांस. 
ठेचितां-: व: -आपेल्या --ध॑न्यांस. म्हणतां, आणा, 
आम्हांस :पिऊं दया: त्या: तुमही हें. वचन ऐका : २ अमु 
पर्मेश्वरोने-;आपल्या,, पषित्रतेची . शपथ वाहून म्हटलें; 


पाहा, असे दिवस येत आहेत कीं. तुम्हांस आकड्यांनी 


ओहून' नेतील घाहिलेल्यांस मासे. 'घरण्याच्या 


: ग्रक्ञंनीं. ओढून, नेतील. : २. एकीपुढें एक ' अशा. तुमही 
' ताच्या. भगद्राडांतून. नीट बाहेर चालत्या व्हाल: ये 


ह्मीनांत जाऊन पडाल, असें परमेश्वर म्हणतो. 

"४. बजेथेलाख जाऊन . पातक करा, .. गिल्गाळास. 
जाऊन पातकाची वृद्धि करा; प्रतिदिवशीं सक्राळीं 
आपले यज्ञ अर्पा, द्र तीन . दिक्सांनी. आपले. दरशसांदा 
आणा; . ५. खमीर.” घातलेल्या . भाकरीची अर्पणे 
इेशोपकारस्मरणासाठीं होमखूपें अर्पणा; स्वसंतोषानें केलेल्या 
अपेणांचा पुकारा ::करा; :.तीं. सर्वांस :. ऐकवा, 
इस्राएल .. वंशजहो, : तुम्हांस . हे॑ आवडते. असें : प्रभु 
परमेश्वर म्हणतो. 

६ मीं . तर... तुम्हांस तुमच्या सवे . नगरांत. .दांतांची 
स्वच्छता दिली, व. तुमच्या सवे स्थलीं भाकरीची वाण 
पाढिली तरी तुम्ही मजकडे वळलां नाहीं असें परमेश्वर 
म्हणतो.. ७ क्रापणीला अद्यापि तीन महिने आहेत -तोंच 
पाऊस तुम्दांकडे जाऊं नये म्हणून मीं तो आवरून 'थरिळा; 


तो. एका नगरावर पडावा, एकावर पडू नये, असें मीं 


केळें; एका शेतावर पाऊस पडला, एका शेतावर पडला 
नाही;. तें सुकून गेलें. ८ दोन तीन. ग्रांव पाणी: पिण्यासाठी 


| एका गांवांत पढतझडत सेळे, त्यांची. तृप्ति झाली नाही; 


«४१ 


अ०ठा<८-५५१८ 





तरी तुम्ही: मजकडे चळलां नाहीं असें: परमेश्वर म्हणतो 
९--तंनिराः व॑ भेरड . ह्यांच्यायोनें मी तुमर्चे ताढ्ण केलें; 
तुमचे-:बॉम, तुमचे ब्राक्षीचे मळे, तुमची :-ओजिरांची 
झडे च तुमची जैतून झाडे, कुरतुड्भार्‍या टोळांनी खॉऊन 
टाकिली; तरी. तुम्ही मजकडे: वळला नाही. असें परमेश्वर 
म्हणतो. १० मिसर देशांतल्याप्रमाणे मी - तुमच्यात मरी 
पॉटविली, तुमचे तरुम- पुरुष तुमच्या घोण्यॉसह मी 
तखारीने वधिले आहेत; तुमच्या छावण्यांतीळ- दुर्गंध थेट 


अभीसारखा पडून त्याला खाऊन टाकील; त्याला विझवि- 
णारा बेथेलांत. कोणी असणार :नाहीं. ७ न्यायाचा कह 


दक्‍भा करणारे व धार्मिकता धुळीस मिळविणारे ठोकदो, 
८ ज्यानें कृत्तिका व-सगशीर्ष ही नक्षत्रे केली, जो निबिड 
_ अँधकाराची “प्रभात करितो व दिवसाची . काळोखी' रात्र 
"करितो; जो समुद्राच्या जलांस बोलावून एथ्वीच्या पाठीवर 


ओतितो;- त्याचें नाम परमेश्वर हे होय. २. तोच बलवानांस 
एकाएकीं, नाझाप्रत नेतो, म्हणजे मग -दुगोचा विध्वेस 


तुमच्या 'नाकांत 'जाईसें मीं - केळे; : तरी तुम्ही मजकडे । होतो. 


वळलं नाहीं; असें: परमेश्वर - म्हणतो. ११. देवाने. सदोसं  . 


कॅःगमोरा. यांची नाश. केला *तसा:-तुम्यांतल्यां कांहीं 
अग्रांचा केला. आहे; -दुम्ही. अमीतून .. काढिलेल्या 
कोलितासारखे झालां; तरी : तुम्ही. मजकडे ' वळलं नाही; 
असें परमेश्वर म्दणतो 

१२: ह्यास्तव हे इत्राएला,मी तुला असेंच करीन; मी तुला 
असेल करीन, म्हणून हे इल्वाएला, आपल्या देवासमोर येण्यास 
सिद्ध ऐसं. १३२ कारण जो पवेत निमोण-करितो; बारा उत्पन्न 
याची ह्याला जाणीव. करून देतो, जोगप्रभोत अंध: 
कारमय करितो आणि प्रथ्वीच्या उच्च स्थत्ांवर चालतो 
त्वाचें याम परमेश्वर, सेनाधीश देव, हें आहे. 

“... १ हे. इश्लाएलाच्या घराण्या, हें जें विलापवचनं 
८३ मो तुम्हांविर्द उच्चारितों तें ऐका. २ इंखाएल- 

कुमारी पडली आहे; ती पुनः उठावबयाची नाहीं 
विळा आपल्या भूमीवर टाकून दिलें आहे; तिल उठविणारा 
कोणी नाही. ३ कारण प्रभु परमेश्वर म्हणतो, 
ज्या. नगरातून हजार निघत. तेथें शंभर व ज्यांतून 
शंमर नित. तेथे दहा, असे 'इंखाएलाच्या. पराग्यांत 
उरतील, 
* ४: कौरण परमेश्वर इल्लोएळाच्या घराण्यास म्हणतो. 
मल शरम र्‍या न्दणजे वांदाठ; ७ परंतु नेथेळास शरण 
जाऊंः: नका, गिल्गालांत. प्रवेक्ष कळू नका, पंलीकडे 
बैरशेन्यांस जाऊं नका; कारण गिल्गाल खात्रीने बंदिवासात 
जाई; व बेथेल झून्यवतः होहेठ. ६ परमेश्वरास शरथ जा. 
म्हणजे कंचाठ; नाहींतर . ती मोसेफाच्या घराण्यावर 





कृ वेशींत हितबोध करणाऱ्याचा ते द्वेष करितात, 
सात्विकप्णें बोलणाऱ्याचा वीट मानितात. ११ तुम्ही 
गरिबास. तुडवितां व भेट म्हणून त्याच्यापासून धान्य उप- 
टतां, यामुळें - तुम्ही जी विर्‍्यांची घरें बांधिली आहेत 


: त्यांत तुम्ही राहणार नाहीं, तुम्ही जे द्राक्षीचे रमणीय मळे 
| ल्ाविळे-आहेत त्यांचा द्राक्षारस पिणार नाहीं. १२ कारण 
" तुमचे अपराध किती आहेत ब तुमची पातके किती धोर 
. आहेत हे मला ठाऊक आहे; तुम्ही घार्मिकाला 


जाचितां, तुम्ही लाच घेतां व वेशींत दरिद्यांचा न्याय 
बुडवितां. १३२ ह्यास्व जो शद्ाथा असेल तो 
अशा वेळीं मौन धरील, कारण. दिवस वाईट. 
आहेत. 

१४- तुम्ही वांचावें म्दणून बर्‍्याच्या मागे लागा; 


करावयास दहोतकऱ्यास बोलावितीक व बिलापगीत म्हण- 
फ्यांत जे चतुर त्यांस आक्रंदन करण्यास. बोलावितील. 


| १७ द्राक्षीच्या प्रत्येक मळ्यांत आक्रदन होईल, कारण 


मी तुमच्यामधून जाईन असें परमेश्वर म्हणतो. 
१८ परमेश्वराचा दिवस यावा अशी जे इच्छा बाळयतात, 
त्यांस घिकार असो ! परमेश्वराचा दिवस येण्याची तुम्दी- काँ 


९४२ 


अ०:५४१८-७ 





| . करिता १: तो अंधकारमय आहे, प्रकाशमय नव्हे. 
कुर. एकांदा मनुष्य सिंहापासून पळतो तों त्याला 
अस्वल“ गरांठिते, तो घरांत येऊन भिंतीला हातं 


ठकतो तो त्यांला सपे दंश करितो, .तसा. हा. प्रकार | 
: आपणांस माखितां, योसेफांवंरीठ आपत्तीबंद्दल . तुम्ही 
. खेद करीत नांदी. | 





२०_-परमेश्वराचा दिवस अंधकारमय. असणार, 
अैकारामय_... नसंणार, तो अगदीं काळोखांचा असणार 
त्यांत मुळींच चमक नसणार असें नव्हे का? .. . 
....२१: तुमच्या उत्सवांचा .मला.. तिटकारा आहे, मी. ते 
तुच्छ मानितों; तुमच्या . पत्रित्त मेळ्यांचा  वासहि 
मला. खपत .नाहीं.. २२ तुम्ही. मला होम व अन्नापणे 
ऑर्पेलीं तरी .त्यांत मला कांहीं संतोष नाहीं; . तुमच्या 
पुष्ट पशूंच्या शांत्यपैणांकडे मी ढुंकून पाहणार. नाहीं. 
२३ तुमच्या गाण्याचा गोंगाट मजपांसून दूर न्या 
तुमच्या वीणांचें वादन मी ऐकणार नाहीं. २४ न्याय 
पांध्याप्रमाणें व धार्मिकता प्रचंड लोंढ्याप्रमाणें वाहो. 

२५ हे. इस्राएलाच्या घराण्या, तुम्ही रानांत चाळीस 
वर्षे मला प्ुयक्ञ व अन्नापणें अर्पीत होतां काय १ 
२६ तुम्ही ओपल्या राजाचा मंडप, आपल्या मूर्तीचा 
देव्हारा व्र तुम्ही केलेला आपल्या देवाचा तारा हौ 
तुम्ही. वाहून न्याल; २७ आणि मी तुम्हांस दिमिष्काच्या. 
पलीकडे बंदिवान करून नेईन, असें परमेश्वर म्हणतो. 
सेंनाधीश देव हें त्यांचें नाम आहे. , 
१ खीयोनांत सुखवस्तु असणारे व झोमरोनाच्या 
पर्वेतावर 'निर्थित असणारे यांस धिक्कार असो! 
प्रधान राष्ट्रांतल्या ज्या प्रमुखाकडे इत्राएलाचें घराणें 
धाव घेतें त्यास धिक्कार असो ! २ पलीकडे कालनेस 
जाऊन पाहा, व तेथून महान्‌ हमाथास जा, पलिष्ट्यांच्यां 
गथास जा; ह्या. राज्यांपेक्षा तीं श्रेष्ठ आहेत काय १ 
त्यांचा सुदधख तुमच्या मुलखापेक्षां मोठा. आहे काय? 
३ अहो तुम्ही विपत्तीच्या दिवसाचा विचार लांबणीवर 
टाकितां आणि बलात्काराचे आसन जवळ आणितां; 
४ तुम्ही हस्तिदेती पलंगांवर . निजतां व मंचकांवर 

__१ अथबाः आपला राजा सकूथ, आपल्या कैवान. 
मूर्ति व तुम्हीं केळेल्या आपल्या देवाचा तारा हीं तुम्ही 
वाहून नेत असां. 


ताथून पडतां; कळपांतलीं' कोकरें व :गोग्यांतलीं वासरे 
खोतां. .५ तुम्ही वीणेच्या. सुरावर:. कांदींतरी गरात. 


- असंतां; दाविदांप्रमार्णे अनेक तंतुवार्ये . बनविता 


६. तुम्ही घागरीच्या घागरी द्वाक्षारत पिता, ' उत्तम तेलीनी 


७ ह्यास्तव ते. झातां बंदिवानांच्या अग्रभागी ' चाळून 
बँदिवासांत जातील,  ख्यालीखुशाली करणार्‍यांचा 
गोंगाट नाहींसा होईल. ८ प्रभु परमेश्वराने स्वतांची 
शपथ वाहिली;. परमेश्वर, सेनांधीश . देव _ म्हणतो 
मी . याकोबाच्या वैभंवाचा तिरस्कार करितों, त्यांच्या 
महालांचा मी तिटकारा करितो; हें. नगर वृ 
त्यांतील सवे मी इतरांच्या हातीं देईन. ९ मग असें 
होईल कीं एका घरांत दहा मंनुष्यें असलीं तरी तीं 
मरतील. १० एकाद्यांचा नातलंग त्यांला उचलण्यासाठी 
आणि त्याला जाळण्योसाठीं त्यांची हाडें घरांतून बाहेर 
नेण्यास येईल, तेव्हां तो. घरांतल्या अंतर्भागी असणा. 
ऱ्यास विचारील कौ. ओणखी कोणी तुझ्याबरोबर आहे 
य॒ तो म्हणेल, नाहीं; तेव्हां हा म्हणेल, गप्प राहा, 
परमेश्वराचा. नामोचार करावयाचा नाही. ११ कारण पाहा, 
पंरमेश्वर आक्षञा करील तेव्हां मोठ्या घरांस भगदार्डे 
पाडण्यांत येतील आणि लहान घरांस भेगा पाडण्यांत येतील. 
१२ घोडे खडकावर धावतात काय ? कोष्ठ. तेथें 
बैल . नेऊन नांगरितात काय £ तुम्ही तर . न्यायाऐवजीं 
विष.व घार्मिकतेच्या फळाऐवजीं कहूदवणा केला आहे. 
१३ तुम्ही अस्तित्वांत नसलेल्या गोष्टीबद्दल हर्षे करितां; 
तुम्ही म्हणतां, आम्हीं आपल्या सामथ्यांने सत्ता संपा- 
दिली नाहीं काय ६ १४ .परमेश्वर, सेनाधीश देव म्हणतो. 
पाहा, हे इस्लाएलाच्या घराण्या, मी तुम्हांवर एक राष्ट्र 
उठवीन; ते हमाथाच्या सीमेपासून अराबाच्या ओहोळा. 
पर्यंत तुम्हांस पीडितील. 
१ प्रभु परमेश्वराने मला दाखविठें, तों पाहा, 
७ पडसाळ उगवण्याच्या सुमारास त्यानें टोळ उत्पन्न 
केले; आणि पाहा, . राजाकरितां कापणी झाल्या-- 
वर उगवलेळें ते. गक्‍त होते. २ आणि असें झाळें 


९ड्रे 


अ०.७:२-८:५ 





करी. त्यांनीं -देशांतीठ. झाडपाला खाऊन पार केला, तेव्हां 
मी. म्हणालो, हे..प्रभू परमेश्वरा, .. मी. बिनंती करतों, क्षमा. 
कर. याकोबाचा कसा टिकाव. लागेठ:? कारण तो दुर्बळ 
भाहे.. ३.तेव्हां परमेश्वराठा याबद्दल अनुताप झाला व तो 
ग्हणाला, असें घडावयाचें नाहीं. 

४ प्रभु परमेखरानें ला दाखविलें तो: पाहा, शासन 
करण्यास - त्याने अभीला बोलाविले, .- तेव्हा त्याने 
महासागर... खाऊन. टाकिला व भूंमिहि . तो. . खाऊन 
टोकणार होता.. ५ तेव्हां मी म्हणाला, हे प्रभू परमेश्वरा 
मी. विनंती . करितों. कॉ. हें थांबीव; यांकोबाचा कसा 


टिकव लागेळ £ कारण तो दुबेळं आहे, ६ तेव्हां परमेश्वराला 


'योबद्दल अनुताप झाला;. प्रभु... परमेश्वर म्हणाला, हेहि 

घढावयार्चे नाहीं 
_ ५. त्यानें मला ,दाखविळें तो पाहा, ओळंबा लावून 
बांधिलेल्या. निंतीवर प्रसु. उमा आहे, . त्याच्या हातांत 
ओळंबा . आहे. € परमेश्वर . मला. म्हणाला, आमोसा. 
तुला . काय दिसते? मी. म्हणालो, . ओळंबा 
म्हणाला, पाहा, माझे लोक., इख्ाएढ यांच्यामध्यें .मी 
ओळंबा. घरितों;..मी.. यापुढें त्यांची. गयू.-क्ररणार नाहीं 
- ९. इसहाकार्ची उघस्यानें... ओसाड . होतील, . इला- 
ऐलाच्या पवित्र स्थानांची , नासधूस होडेल आणि मी 
तरवार घेऊन यराबामाच्या घराण्यावर उठेन. 
* १० सग बेथेठ येथीळ याजक अमस्या यानें इस्ना- 
'एलाचां रांजा यराबाम यास निरोप पाठविला कीं, इस्ला- 
एली घराण्याच्या. भरवस्तीत. आमोसानें. फितुरी केली 
आहे, त्याचीं संवे वचने देशाला संहन होत नाहींत. 
११ कारण आमोस म्हणतो, यराबाम तरवारीने मरेल, 
व॒ इलाएलास त्याच्या देशांतून खात्रीने पकडून 
नेतील. १२ मग अमत्या आमोसाला म्हणांठा, अरे 

यहूदा देशांत. पळून जा; तेर्थे संदेदा 

सांगून पोट भर; १३ पण बेथेल्ांत यापुढें संदेश सांगू 
क कारण हें राजाचें पवित्र स्थान, ही राजधानी 
अं 

१४. तेव्हा. आमोस अमस्याला म्हणाला, मी 
संदेश नाहीं अगर संदेष्ट्याचा पुत्र नाही, तर मी गुराखी. 
उंबराच्या झाडांची निगा. करणारा आहे. १५. मी 


 घंराण्याविरुद्ध शब्द काहूं 





' कळपामार्गे. असतां परमेश्वराने. मला. निवंडिलें; . परमे- 
: श्वर . मला म्हणाला, जा, माझे लोक इत्लाएकळ यांस 
' संदेश सांग. १६ तर परमेश्वराचे वचन... ऐक; त 


म्हणतोस, इल्लाएलाविरूद्ध संदेह सांगू नको, इसहाकाच्य़ा 
; ._१७ यास्तव 
परमेश्वर म्हणतो, कॉ तुझी बायक्तो नगरांत वेश्‍या होईल, 


| तुझे पुत्र व॑ तुझ्या केन्या. तरवारीने पडतील. तुझी 


जमीन सूत्र .ठावून वांटून टाकिंतील, तूं स्वत: अमंगळ 
देशांत मरक्तील) आणि, इख्लाएलास त्याच्या देशांतून 
खात्रीनें बेदिवान. करून नेतील. 
१ भ्रल॑ परमेश्वराने मला दाखविलें तों पाहा, 
€८ मला पक्क फळांची पोटी. दिसली. २ तो म्हणाला, 
आमोसा, . तुला काय दिसतें £ मी म्हणालो, पक्क 
फळांची पाटी; मग_ परमेश्वर मला. म्हणाला, . माझे 
लोक इक्नाएकळ यांचा अंतसमय आला आहे; यापुढें 
मी. त्यांची गय करणार नाहीं. २ प्रभु परमेश्वर म्हणतो, 


. . त्या दिवशीं मंदिरांतील गीते आक्रंदनाची होतील, 


प्रेतांच्या राक्षी पडतील, सवे ठिकाणीं तीं, बाहेर फेकि 


- तील; गप्प राहा ] 


_ ४ जे ठुम्ही दरिद्यांस गिळण्यासाठीं आ पसरितां ब देशां 
तीळ .दींनांस नष्ट करण्यास पाहतां ते तुम्दी हे. ऐका; 
म्हणतां, चंद्रदर्शन कधी आटोपेल 
म्हणजे आम्हांस धान्य विकावयास सांपंडेल, राज्याष 


_ केव्हां संपेल £ म्हणजे आम्ही गहू बाहेर. काढे, 


एफा लहान करूं, शेकेल मोठा करूं व खोठ्या तांगडीनें 
फसवू; ६ म्हणजे आंम्ही रुपें देऊन दीनांस विकत 
घेऊं, एक जोडा देऊन गरिबास विकत घेऊं व गव्हाची 
खेर विकून काढू. ७ परमेश्वराने याकोबाच्या वैभवाची 
शपथ वाहिली आहे कीं मी त्यांची कोणतींहि कमें 
खात्रीने कधींहि विसरणार नाहीं. ८ यामुळें भूमीचा 
थरकांप होणार नाहीं काय £ तिजवरील प्रत्येक रहिवासी 
शोक करणार नाहीं. काय £ तिला नील. नदीप्रमा्णे 
पूर्णपर्णे पूर येईल, मिसर देशाच्या नदीप्रमाणें ती 
खळबळेल व पुनः ती ओसरेल.. ९ प्रभु परमेश्वर 
म्हणतो; त्या समयीं असें होईल कॉ मी सूर्याचा दुपारी 
अस्त करीन, निरभ्र दिवशीं एथ्बीवर आंघार करीन. 


8.3 


अ० ८४१०-९,१५ 





१० तुमचे उत्सव मी झोकाचे दिवस करीन, :तुमर्ची शोक करितात; तिला नील नदीप्रमाणें पूर्ण 


सवे गीते विलापरूप करीन, सर्वांच्या कंबरेस गोणताट 
गुंडाळीन, सवाची डोकीं भादरून टाकीन, कोणीं एकुलत्या 
' एका पुत्राचा शोक करावा त्या प्रसंगासारखा तो. प्रसंग 
:करीन आणि त्याचा शेवट क्रेशमय करीन, 

"०११ प्रभु.पस्मेश्वर म्हणतो, पाहा, असे दिवस येत आहेत 
"कीं त्यांत मी देशाचर दुष्काळ आणीन; तो दुष्काळ अन्नाचा 
“नव्हे किंवा पाण्याचा नव्हे, तर तो .परमेश्वराचीं वचनें 
- ऐकण्यासंबंधाचा होईल. १२ ते ह्या. समुद्रापोसून त्या 

समुद्रापर्यंत. भटकतील, : उत्तरेपासून पूर्वेपर्यत पडत- 

झडत जातील; ते. परमेश्वसचे वचन प्राप्त करून घेण्या 


साठी इकहून (तिकडे घावतील . तरी. त्यांस ते प्राप्त 


व्हावयाचें नाही. १३ त्या समयीं सुंदर तरुणी वः तरुण 
तहानेनें मूर्च्छित. होतील, १४ जे शोमरोन येथील 
, मूतीची शपथ घेऊन म्हणतात की,. हे :दाना, तुझ्या 
देवाच्या 
शपथ, ते पडतील; पुनः उठावयाचे नाहींत. 
-._ . १ मी प्रभूला वेदीजवळ उर्भे राहिलेले पाहिटें 
९ तो म्हणाला, खांबांच्या माध्यांवर प्रहार कर म्हणजे 
““ उंबरठे हालतील; त्यांचे तुकडे करून त्या. सर्वाच्या 
डोक्यांबर पाड; त्यांच्यांतळे शेष उरतील ते मी तर- 
यारीनें वधीन; त्यांतला कोणी पळून जाऊ हील, पणे 
त्याला पळून जातां येणार नाहीं; - त्यांतला कोणी 
निसटून जाऊं पाहील, पण तो निभावणार नाहीं. २ ते 
अथोलोक. फोडून आंत उतरले तरी माझा .हात त्यांस 
तेथून. ओढून काढील; ते वर स्वर्गात चढले तरी तेथून 
मी. त्यांस. खालीं ओढून आणीन. ३ ते कर्मेलाच्या 
माथ्यावर लपून राहिले. तरी मी. त्यांचा सुगावा लावीन 
वं. तेथून त्यांस ओढून आणीन; ते समुद्राच्या. तळी 
माझ्या दृष्टीआड लपून राहिले तरी मी तेथें सर्पास आह्ञा 
करीन-म्हणजे. तो : त्यांस डसेल; ४ आणि ते इत्रंपुढे 
पाडाव होऊन गेले असले तरी तेथें मी तरवारीस आज्ञा 
कॅरीन म्हणजे ती त्यांस वधील; मी त्यांच्याकडे दृष्टि 
लावीन, ती त्यांच्या वाइटासाठीं असेल, बऱ्यासांठी नव्हे. 


कारण प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर, यार्ने भूमीला 


हात लावतांच ती विरघळते आणि तिजवरील सवे रहि- 
६ |. 


ओसरेल. 


जीविताची शपथ, बैर-दोब्याच्या यात्रेची : 





पर्णे पूर येईल, मिसर देशच्या नदीप्रमाणें ती पुन 
६ तो आकाझ्यांत आपल्या मंदिराचे मजळे 
उभारितो, पृथ्वीवर त्यानें. .भाषला .: नभोमंढप- स्थापिला 
आहे, तो समुद्राच्या पाण्यास बोलावून तें. पृथ्वीच्या 
पाठीवर ओतितो; त्याचें नास परमेश्वर आहे. 
७ इल्लाएल वंराजहो, तुम्ही मला कुशाच्या वंशजांसारखे 
नाहीं. काय,. असे परमेश्वर. म्हणतो. मी. इत्लाएठ लोकांस 
किसर. देशांतून, पलिष्ठी लोकांस कफतोरांतूत आगि . 
रामी लोकांस कीरांतून आणिलें नाहीं काय £. ८ पाहा, 
प्रभु -परमेश्वराचा डोळा या पापिश. राज्यावर. आहे; १ 
तें : पृथ्वीच्या पाठीवश्नं. न्ठ.;करीन; याकोबाचें. घराणें 
मात्र-मी समूळ नष्ट. करणार नाही, असें परमेश्वर म्हणतो. 
९ कारण पाहा, धान्य याळणीर्मे चाळितात आणि पुक 
लहनसा दाणाहि. जमितीवर . पडत नाही, तसें मी. आहा 
करून. इस्राएलाच्या . घराण्यास सर्वे राष्ट्रांतून. . चाळून 
वेदेत. १० माझ्या लोकांतके जे सते पापी:जन, झार्हास . 
अनिष्ट गांठणार नाहीं, ते झाम्हांवर-. येणार नाही, असें 
म्हणतात ते. तरवारीने मरतील. क; । 
११. दाविदाचा पडकेला डेरा त्या- दिवशी मी 
उभारीन- ब त्यायी भगदार्डे बरुअदीन; त्याचें जें कोस 
ळळें आहे.ते मी उभारीन; तो. पूर्वकालीं होता. तसा 
तो बनवीन; .१२ मग ते अदोमाच्या भवशेषाचा व 
ज्यांस मार्शे नांब ठेविळें आहे. त्या सर्व राष्ट्रांचा तावा 
घेतील, असें हें कृत्य. करणारा परमेश्वर म्हणतो. 
१३ पाहा, परमेश्वर म्हणतो, असे दिवस येत आहेत कीं 
नांगरणारा कापणी करणाऱ्याल - ग्रांठील व दरे 
तुढबिणारा वीं पेरणाऱ्यास भांठील; डोंगरांबरून नवा 
द्राक्षारस वाहील - बसव टेकण्यांना पाझर फुटतील 
१४ मी आपल्या इत्ाएल लोकांचा बेदिवास पालटीन;- से 
ओसाड झालेलीं नगरें-यांथितील व त्यांत वस्ती करितील; 
ते द्राक्षीचे मळे लाबितोल ब त्यांचा द्राक्षारस पितील; त 
बाग लावितील:-ब॑ त्यांची. फळें खातील. :.१५ मी त्यांस 
त्यांच्या भूमीतंःस्शवीत व. जी भूमि मीं. त्यांस दिनी 
नाहीं, असें परमेश्वर तुझा देव म्हणतो. 


२९३४५ 


ओवबद्या 


"१ ओबद्याला झालेला दृष्टांत ः 
अदोमाविषयीं प्रभु परमेश्वराने हे म्हटलें: परमे- 
श्वरापासून आम्हीं हें वर्तमान: ऐकले आहे; एक 
जासूद राष्ट्रांमध्ये पाठविलेला आहे; तो 'म्हणतो, उठा, 
आपण त्यांजंबरोवबर लढावयास जाऊं. २ पाहा; मीः तुला 
राष्ट्रांमध्ये क्षुद्र केळे आहें; तुळा फार तुच्छ. मानितात. 


२. खडकाच्या कपारीत उचच : स्थानीं वसणाऱ्या 
आपल्या . मनांत समजतोस कीं मंठा खाली जमिनीवर 


कोण पाडणार £ या. तुझ्या मनाच्या अमिमानोनें तुला 
देगा दिला आहे.. ४. तूं गरुडप्रमाणे ' आपलें घरटे उंच 


केलें, तुझें घरटे ताऱ्यांमध्यें बांधिले, तरी मी तुला तेथून | 


ओहून खाली पाडीन, असें परमेश्वर म्हणंतो. ५ तुज- 


वरे चोर 'आंळे, रात्री छटारू आले; तर त्यांस हवें. 


- तेवढेच ते घेतील, : नाही काय: द्राक्षे खुंडणारे तुजकडे 
आले, तर ते. सरवा नाहींत का ठेवणार १ पण तुझी तर 
किती नासाडी झाली आहे ! ६ एसावाची मालमत्ता केशी 
थुंडाळून काढण्यांत आली आहें ! त्यांचे गुप्त निधि कसे 


हुडकण्यांत आंले आहेत! ७ तुंजबरोबर करारमदार केलें- 


त्यांनीं तुला .सीमेवंर लावून दिलें आहे; तुजबरोबर सल्ला 
केलेल्यांनीं तुला फसंविळें आहे, ते तुजवर प्रंबंल झाले 
आहेत. तुझें अन्न खाणाऱ्यांनीं तुझ्यासाठी जाळें 
पसरिळें आहे; अदोमांत समज मुळींच नाहीं. ८ मी 


अंदोमांतून सुज्ञ पुरुष. नाहींतसे करीन, एसावाच्या 


पहाडांतून बुद्धि नाहींशी करीन, असें. त्या काळीं नाहीं 
का घडणार, असें परमेश्वर म्हणतो. ९ अरे तेमाना 
तुझे वीर कच खातील, म्हणजे प्रत्येकाचा वध. होऊन 
एसावाच्या.पहाडांतून संवे नष्ट होतील. -. . 


१० तू आपला भाऊ यंक्रोब याजवर-गहजब केला. 
म्हणून लजेनं तू. व्याप्त होशील, च तुला कायमचें नष्ट करि-. 


तोल. ११ ज्या दिवशीं तू अलग राहिलास, ज्या दिवशीं 
परके त्याची मालमत्ता घेऊन गेले, परदेद्यांनीं त्याच्या 
वेशीत शिरून वरदालेमाविषयीं चिठ्या टाकिल्या, त्या दिवर्शी 
तूँहि त्यांतला एकु होतास. १२ तूं. आपल्या भावाचा 





संकटसमय व त्याच्या विपत्तीचा दिवस, पाहून संतोष मान्‌ 
नको आणि यहुदाच्या वंशजांस नाशसमय प्राप्त झाला 
असतां तुला आनंद बाद देऊं नको; संकटाच्या दिवशी 
ताठ्यानें बोलं नको. १३ माझ्या लोकांच्या बिपत्काळीं 
त्यांच्या वेशींत शिरू नको, त्यांच्या विपत्तींच्या दिवशी 
त्यांचें संकट पाहून संतोष मानूं नको, . त्यांच्या विप- 
त्काळीं त्यांच्या मालमत्तेला हात लावूं नको. १४ त्यांच्या 
फ्ढून जाणाऱ्यांस मारून ठाकण्यासाठीं चवाठ्यावर उभा 
राहू. मको, संकटाच्या “दिवशीं त्यांच्या निभावलेल्यांस 
धरून देऊं'नको. 

१५ कारण परमेश्वराचा दिवस सवे. राष्ट्रांना समीप 
येऊन . ठेपला आहे; :-तूं केलें तसें तुला करितील 
तुझी करणी तुझ्याच डोक्यावर उलटेल. १६ . कारण 
तुम्ही जसें माझ्या. पवित्र पर्वतावर प्यालां तशीं सवे 
राष्ट्ू सतत पीत राहतील; तौ पिऊन बंरळतील आणि 
होतीं. कीं नव्हतीं अशीं होतील; १७ पण निभाव- 
छेळे सीयोन डोंगरावर राहतील; तों पवित्र स्थान असा 
होईल; याकोबाचें घराणें आपल्या ' वतनाचा तावा 
घेईल. १८ याकोबाचें घराणें अभि होईल, योसेफाचें 
घराणें ज्वाला होईल व एसावाचें घराणें धसकट होईल; 
ते त्यांच्यांत पेट घेऊन त्यांस खाऊन टाकितील 
एसावाच्या घराण्यांपैकी एकहि उरणार नाहीं; कारण 
परमेश्वर असें बोलला आहे. - 

१९ . दक्षिर्णेतील लोक एसावाच्या - पहाडाचा तावा 
घेतील; तळवटींतले लोक पलिष्ट्यांवर सत्ता चालवित्तील 
ते . एफ्नाइमाचें क्षेत्र व शोमरोनाचें क्षेत्र ताव्यांत घेतील 
व. बन्यामीन गिलादाचा ताबा घेंडेल. २० इस्लाएल- 
बंडजांच्या या सैन्यांतले बंदिवान झालेले लोक कनान्यांचें 
सारफथापर्यंतचें वतंन. ताब्यांत घेतील; आणि यरुश- 
लेमांतून बंदिवान. करून सफारदांत नेण्यांत आलेले 
लोक दक्षिणेतल्या नगरांचा ताबा घेतील. २१ एसावा- 
च्या . पहाडाचा : न्याय करावयाला ठउद्घारकर्ते सीयोन 
डोंगरावर येतील; आणि राज्य परमेश्वराचे होईल. 





९४६ 


योना 


१ _ आतित्तयाचा. पुत्र, योना याला परमेंशऱचें |. 


चै ब्रचन. प्रात. झाळे. की. २ ऊठ, त्या मोग्या. निनचे 


झाहुरास जा..व त्याच्याविरुद्ध आरोळी कर; ..कारण; 
त्याची दुष्टता मजपुढें आठी आहे; ३. पण परमेश्वराच्या । त्यांस 


डइष्टीआड व्हावें . म्हणून. योना तार्शसासं पंळून जाण्यास 


निघाला. तो. ग्राफोस गेला, तेथे त्याला तार्शिसास जाणारें . 


जहाज आढळलें; त्यानें त्याचा उतार दिला. व परमे: 
श्ररांच्या दर्टीआड व्हावें म्हणून त्यांच्याबरोबर तार्शीसास 
निघून जावयासाठीं तो जहाजांत जाऊन बसला 

४ तेव्हां परमेश्वराने समुद्रांत प्रचंड कायु 
भाणि समुद्रांत असें मोठें तुफान झालें की जहाज फुर- 
ण्याच्या लागास आलें. ५ खलाक्ी घाबरेले व. आपआपल्या 
दैवतांचा धावा करूं लागले; मग त्यांनीं जहांज हलकें 
करण्यासाठीं त्यांतील माळ समुद्रांत फेकून दिळा. योना 
तर जहाजाच्या तळाशीं जाऊन गाढ झोंप, घेतं. पंडठी 
होता. ६ तेव्हां जहाजाचा तंडेल त्याच्याजवळ येऊन 
_ म्हणाला, अरे, झोप घेत काय पडलास १ ऊठ, आपल्या 


देवाचा धावा कर, न जाणों तो देव आपल्याकडे लक्ष |: 
देडल, म्हणजे आपला नाश व्हावयाचा नाहीं. ७ त्यांनीं | 


एकमेकांस म्हटळे, चला आपण चिठ्या टाकू म्हणजे 
कोणामुळे हें संकट आपणांवर ओढवले हें आपणांस 
कळेल. त्यांनीं चिठ्या टाकिल्या तेव्हां योनाच्या नांवाची 
चिठी निघाली. ८ त्यांनीं त्याला विचारिळें, कोणामुळें हें 
संकर आम्हांवर आलें सांग; तुझा वंदा काय? तूं 
आलास कोठून £ तुझा देश कोणता ? तूं कोणत्या लोकां- 
पैकी आहेस १ ९ तो त्यांस म्हणाला, मी इब्री आहे; 
ज्या स्वगींच्या. देवाने ससुद्र व कोरडी भूमि निमाण 
केली त्या परमेश्वराचा मी उपासक आहें... १०. तेव्हां 


- त्या.मणसांस अत्यंत भीति वाटली; ते त्याला म्हणाले, 
तूं हें काय केळे £ तो परमेश्वरासमोरून पळून'- चाललेला . 


न त्यांस कळलें, कारण त्यार्ने त्यांस... तसें. सांगि- 
तले 


९४७ 


११ ते त्याला विचारू लांगळे को संसुंद्र. आमंच्या- 
साठीं झांत व्हावां म्हणून. ..आम्हीं तुझे काय करावें १ 
समुद्र तर. अधिकाधिक खंवळत होता. १२ तो 
म्हणाला, मल्य उचलून, समुद्रांत फेकूनं द्या 
म्हणजे ठुमच्यासाठीं समुद्र शांत होईल; कारण माझ्या 
मुळें. हे. मोठें वादळ तुम्हांवर उंठलें आहे. हें मला पक्के 
ठाऊक आहे. १३ जहाज किनाऱ्याला लावावें म्हणून 
तीं माणसें वल्हीं मारमारून थकलीं, पण त्यांस तें साघेना 
कारण समुद्र त्यांजवर अधिकाधिक खंवळत चालला 
होता. १४ तेव्हां ते परमेश्वराचा धावा करून म्हणाले. 


हे परमेश्वरा, आम्ही तुला विनंति “करितो की या 


माणसाच्या जिवासुळें. आम्हांस मारू नको वं निर्दोष 
जीव घेतल्याचा दौष 'ऑग्दावरे आण नको; कारण तूं 
परमेश्वर आहेस, तुला इष्ट दिसतें त तू. करितोस. १५ मग 
त्यांनी योनाला धरून समुद्रांत. फेकून टिळे. तेव्हां 
समुद्र खंदळावयांचा राहिला. 3९ त्या नाणसांस तर 
परमेश्वराचा फार धाक पडला; त्यांनी परमेश्वराला यक्ष 
केला वं नवसंहि केले. र 
१७ परमेश्वराने योनांला गिळण्यास एक प्रचंड मत्स्य 
सिद्ध केला होता; योना त्या मत्स्याच्या पोटांत तीन दिवस 
व तीने रात्री होता 
१ मत्स्याच्या पोटांतूंन योनानें आपला देवं परमे 
श्वर याची प्रार्थना केली; २ तो म्दणाला, मी आपल्या 
संकटावस्थेंत परमेश्वराचा धावा केला, तेव्हां त्यानें 
माझें ऐकलें न 
अधोलोकाच्या उदरांतून मीं आरोळी केली: 
तेव्हां तू माझा शब्द ऐकला... 
३.वू मला डोहांत, समुद्राच्या पोटांत. दाकिरळे, 
अवाहानें मत्म. त्र्यापिरळे; । छे 
ठुक्या सवे छाटा- व. कडोळ-सज़जरून. गेळे. 
४ मी म्हणाल्ये,:तुझ्या इृष्टीवेगळें मंठा 
--फेकून दिलें आहे; . 


अ० २५४-४:९ 





तरी तुझ्या पवित्र मंदिराकडे 
मी पुन: डोळे लावीन. 
८ जलळनीं मलां प्राण जाईपर्यंत व्यापिटें 


नितवैमर प्रसिद्ध केला की कोणी माणसाने, प्त 


गोण्ताट- नेसावे, देवाचा मोठ्याने धावा करावा आणि 
प्रत्येकाने आपल्या कुमागोपासून, आपल्या हाताच्या 
जुलमापासूनं मागे फिरावे. ९ देव कदाचित्‌ वळेल व 





क गल न याकेळें | अदुताप पावेल' आणि ' आपल्या संतत कोघोपासून 
वै गर्तेतून -माश परावृत्त होडेळ, म्हणजे आपल्म नाश होणार नाही. 


३० देवाने त्याचें वर्तन पाहिलें, म्हणजे अथात. ते 
आहेत हे पाहिटे; 'सेव्हा 





* . त्यांच्यावर अरिष्ट आंणीन असें जें तो ' म्हणाला” होता 
१ त्याविषयी तो अनुताप पावला. आणि त्यानें त्यांजवर तें 
| आणि नाही. १. योनाला ह्यावरून फार वाईट वाटळें व 


त्याला. रांग आला. २ तो परमेश्वराला विनंति कह 
९.ठागर्य की हे परमेश्वरा, मी आपल्या देशांत होतों 
तेव्हा. हे माझें म्हणणें होतें कॉ. नाहीं ! म्हणूनच भी 


'तार्गिसास्‌ पढून जाण्याची त्वरा केली मला ठोऊंक होतें कीं 
॥ तू कृपाळू, कनवाळू, मंदकरोध, दगासंपन्न, अरिटट आणिल्या 
रने | बहल अनुताप करून घेणारा असा देव आहेंसं. २ तंर 
_.| आतां, हे परमेश्वरा, माझी विनंति. ऐक, माझा प्राण घे. 


नाला आत | कारभ. जच्यापेक्षां मला मरणे बरें वाटते. ४ तेव्हां परमे 
झाहरास जा.। श्वर म्हणाला, तुला क्रोघ येणें हॅ. बरें काय £ ५ मग योना 


सोंग. , ३ तेव्हां योना उठून परमेश्वराऱ्या. वचनाप्रमाणे 


निनवेस.गेला.... निनने हें देवाच्या दृष्टीने मोठं झहर होतें, 


सक दिवसाची वाट चाळत. असतां. भोरडत गेला. 
र दात वताच तहा आहे, मग. निनने खुळीस 


> 


हें वर्तमान समजलें तेव्हां तो. आपल्या आसनावरून 
उठला व॒ आपल्या अंगांतला झगा काढून नोंणताट 
नेसून राखेत बसता.. ७: त्यानें  -आहीरनामा काहून 
आपला व आपल्या सरदारांचा: “असा. . ठराव 





'झाल्यावर देवार्ये पूर्वेचा झळहचा वारा वाहविला; 





बाहेर जाऊन शहराच्या पूर्वेस बसला; तेथें त्याने एक 
मांडव भातळा आणि, शहराचे काय होतें तें पाहत त्याच्या 
छायेस बसला. 

६. परमेश्वर देवार्ने तुंबीया एक वेळ उगविला, आणि 
तो चाढून त्याची छाया योनाच्या डोक्यावर यावी व त्यानें 
पीडेतून मुक्त व्हावें असें केलें. या. तुंबीमुळें योनाला 
फार आनंद झाला; ७ पण दुसरा. दिवस उजाडला तों 


ऊन योंनांच्या डोक्याला लागलें; त्यानें तो मूच्छित झाला 
तर. आपंणाला मृत्यु येवो, अक्षी कशन 
तो. म्हणाळा, मला . जगण्यापेक्षा मरणे बरें नातें ! 
९ तेव्हां देव योनाला म्हणाला, तुंबीवरून ते. रागबादें 


योना्मीखा 


अ० ४:९-मौखा १५१६ 





हे बरे. काय १ तो म्हणाला, रागामुळे : माझा प्राण 'गेळा । तूं: इतकी पर्वा करितोस ! ११ तर उभव्याढाव्या. 
तेरी. पुरके. . १> परमेश्वर म्हणाला, या : तुंबीसाठी | हाताचा भेद ज्यांस कळत. नाही अशी“ एकं. लाख त्रीस: 


तुका कांडी श्रम--पडले नाहींत, तू हिला वाढविले. नाहीं 


हजारांहून अधिक माणसें व. पुष्कळशी मरेंढोरें ज्या मोठ्या 


ही एका:-राजींतः वरः आली व एका राबींत मेली, .हिंची । निनवे शहरांत आहेत, त्यांची मीं पर्वा! करू नये काय २ 


जणताफी ण णी 


मीखा 


ऱ्न>००€-> 


१ यहूदाचे राजे योथाम, आहाज व ठ्ज्कीया 


५ यांच्या कारकीदीत मीखा. मोरी -याळा परमेश्वराचे 


वचन प्राप्त झारे; शोमरोन व. यर्ठाळेम . यांविषयी 
त्याने. जें पाहिलें तें हें 


सोक्ष देवो, ३ कारण पाहा, परमेश्वर आपल्या अर्थानाहून 
येतो, खालीं उतरतो, व प्रथ्वीच्या उच्च : स्थलांवर चालत 


जातो. ४ अमभीपुढे मेण वितळते अथवा. उतरणीवर . 
ओतलेळें. पाणी. वाहते तसें पर्वेत त्याच्या खालीं. विर- ' 


घळतात, व खोरीं फाटतात; ५ याकोबाच्या -अपराधासुळें, 
इल्लाएली घराण्याच्या पातकांमुळें हें सवे होते.. याकोबाचा 
अपराध कोणता १. शोमरोन - नव्हे. काय १ . यहूदाचीं 
उ्चस्थाने क्रोणतीं £ यरळालेम नव्हे. काय ? ६ हामुळें 
मी झोमरोनास शेतांतील दगडांच्या ढिगारासारखें 
करीन; तिला द्राक्षीच्या मळ्यासारखें करीन; मी तिचे 
दगड. खोऱ्यांत फेकून देईन, तिचे. पाये उघडे करीन. 


७ तिच्या सवे कोरींव मूर्तीचे फोडून तुकडे करण्यांत 
येतील: तिच्य़ा व्यभिचाराची सवे कमाई अभीने जाळण्यांत 
येईल;. तिच्या सवे मूर्तीची मी नासघूस करीन; वेरयेच्या . 
कमाडेनें तिनें त्या मिळविल्या म्हणून वेश्येची कमाई 


अश्ञा त्या पुनरपि होतील 


२ सवे. राग्रुंनो,, तुम्ही ऐका; अगे. पृथ्वी, तूं व, 
कुनजवरील सवे - वस्तुजात. यांनीं -कान द्यावा; प्रभु 
प्र्मेश्वर, आपल्या ' पवित्र. मंदिरांतून . प्रभु. तुमच्याविरुद्ध 


नागवा फिरेन, मी कोल्ह्यांसारखा. ओरडेन व . दहा- 


:झयांसारख्य:; विवळेन.: ५ कारण तिच्या जखमा: 'असाच्य 


आहित; हें::.आरिष्ट यहूदापर्यंत.; आलें आहे, ... माद्या 
वेशीपर्यंत, :.; यरुझलेमापर्यंव आठे. आहे. 
$४ गर्थांत हे कंळवूंद नका, मुळींच. रह नका; :नेथल- 


' आश्चंत: (-: घुळीच्या. ग्रेंहांत. ) मी धुळीत लोळलों. 


११., झाफीरच्या . ( सुंदर. नगराच्या .) ;रहिवांदिणी, : नझ 
होऊन, लज्जा: सोहून चालती हो; . सअमानाची. रहि- 
वाज्ीण बाहेर निघाली नाहीं; नेथ-एसलाचा. शोक हा 
तुमच्या विपत्तीचा. शेवट. नाही. १२. कारण परसेश्वरा- 
पासून . .यरुदाळेमाच्या - वेशीवर संकट.. आलें म्हणून 
मारोथाची रहिवाज्षीण कल्य़ाण होण्याच्या उत्कंठेने 
स्फुरण पावत आहे. १३-- लाखीझाच्या रहिवाषिणी, 
रथास वेगवान्‌ धोडे जोड; सीयोनकन्येच्या पापाचा 'आरंभ 
तिजपासून झाला; कारण इद्राएलाचे अपराध तुझ्या 
ठायी आढळले; १४ म्हणून तुला मोरेशथ-गथ सोडून 
जातांना. देणगी द्यावी लागेल; अकजीबाचीं घरें इल्ला- 
एलाच्या राजांस फसविणारीं होतील; १५. मोरेझेच्या 
रहिवादिणी, भी तुला दुसरा . वतनदार आणीन; 
इस्राएलाचें गोरव अदुल्लामास येईल. १६ तू आपलें 
डोकें _भादर, तुझ्या. लाडक्या मुलांमुळें केसांव्वे 
वपन कर, गिघाप्रमार्णे. . आपल्या डोक्याचे टकल 
वाढीव; कारण तीं बंदिवान ..होऊन तुजपासून. > गेली. 


- _&:-यास्तव:-मी.,शोक व. अक्तंदन करीन, मी उघडा- . आहेत. 
९२ 


अ २९-३५: 


विशशनवृवुब्ऑ॒श्॒ब॒बबाा॒॒॒वााा॒॒॒॒ब॒ज॒॒॒आआज्लकहजज्््बबबथआजजखल्खयय््लजयाफामजनि,*“' मामा वामा याया 


: “कै: जे अन्थाचा संकल्प करितात. च बिंछान्या 
. वर्‌... पंडल्यापडल्या:.; दुष्टलेची - योजना क्ररितात 
त्यांस चिक्कार असो २ सकाळ: उजाडतांच ते:आपला 


बेत : तिद्धीस.-: नेतात, : कारण - हे: करण्याचें . सीमध्ये : 


त्यांच्या हाती आहे. २ ते शेतांचा लोभ धरून तीं. 
हरण करितात, घरांचा लोभ घरून तीं हस्तगत करितात; 


असें ते माणसावर व त्याच्या घरावर, माणसावर वू. 
त्याच्या वतनावर बलात्कार करितात; ३ म्हणून परसे-. 


श्वर म्हणतो, पाह्य, या. वंशांचे अनिष्ट मी योजीत 
आहें; त्याच्या जोखडाखालून तुम्हांस आपली : सन 
काढितां येणार नाहीं, तुम्हांस मान वर करून चालतां 


येणार . नाहीं; :कारण प्रसंग. वाईट आहे: ४ -स्या ग 
दिवसांत::छोक तुम्हांस उद्देशन बोलतील; विधेळून ' शोके. 


करितील :< ब म्हणतील, सर्व आटोपले; .आमिचा 


झगादीं संभूळ नाश झाला; "त्यानें माझ्या “लोकांचा वाटे: 
चरक्यांच्या* स्वाघीन."केला आहे;-तो मजपासून कसा: 
- काहून घेतला आहे ! आमचे क्षेत्र. फितुऱ्यांसः* त्याने 


-. “यांटून: दिलें आहें. ५: ह्यामुळे चिठी - टाकूनेः सूत्राने 
. -जॅमीन'-, मापण्यास परमेश्वराच्या -मॅडळींतः  तुजेमंध्यें 

_ कोणी-राहावयाचा नाही. :- . “7 3. 
६ ते एकसारखे बकत असून लॉंकांसं म्हणतात बंकूं 


*नकीा; त्यांनीं असल्या गोष्टीविषयी : बंक. नेये; त्यांचें दोष 


. देणें>्यांबत नाहीं. उ ज्यांना याकोबाच्या घराण्यातले 
म्हणतात, ते तुम्ही लोकहो, ' परमेश्रशेचा ओत्मा कमी 
--सहंनज्ील' आहे काय? हे. त्याचें करणें आहे काय ? 
:_ ,माझीं वचने सरळपॅर्णे: क्‍्तैम' करणॉऱ्यांचें बररे 
करीत. नाहींत काय १. ८ : तरी धण अलीकडे माझे 
ढोक कातूसारखे उठले: जे युद्धप्रिय नसून सहजगत्या 


जवळून* जातात, त्यांचा वर्खषांविरून " घातलेला झगा तुम्ही 


:कुकडून घेतां. ९ तुम्ही माझ्या लोकांच्या. त्रियाः त्यांच्या 
:भुखघामांतून- घालविता, त्यांच्या: मुलांपासून मासे वैभव 


'करॉसमेचं हरण<करितां. -१ उठा,चालते व्हा, हें तुमर्चे : 


ब्रिश्रेंतिस्थान:नव्हे; कारण-अशुद्धतेने-नोंश, समूळ नाक्ष 
होईल. ११” वायफळ व खोट्या चालीचा कोणी मनुष्य 


खोटें बोलून म्हणेल कीं द्राक्षारस व मद्य यांचें मी भाकीत 


करीन; तर तो या लोकांचा संदेष्टा होईल. 
*-4२ हे याकोबा, .मी तुम्हां सर्वांना निश्रये एकत्र 
» ”इस्ाएलाचे अवदोष. मी निश्चये जमा. करीन; 
मीः त्यांस ब्ाच्या मेंढरांप्रमा्णे एकत्र करीन, : लोक- 
समुदाय मोठा असल्यामुळें कुरणांमधल्या कळपाप्रमाणें 
ते गजबजतील. १३ फोडतोड करणारा. त्यांच्यापुढे 
चालला आहे; ते फोडून वेशींतून पार निघून गेले; 
त्यांचा राजा त्यांच्यापुढे चालत आहे व परमेश्वर 
त्यांच्या अग्रभागी आहे. 
१ मीं म्हणालो, याकोबाच्या प्रमुखांनो, इस्राएल 
-३ घराण्याच्या सरदारांनो, . ऐका, न्यायाची जाणीव 
*: तुम्हांला नसावी काय १ २ तुम्ही बर्‍याचा देघ 
करितां वं वाईटाची. आवड धरिता; तुम्ही लोकांचें 


कोतेडे. सोलून काढितां व त्यांच्या हाडांवरच्या मांसाचे 


लचके. तोडितां; ३ तुम्ही माझ्या लोकांचें मांस खातां. . 
ते त्यांजवरचें कातडे सोळून काढितात, बहुयुण्यांत टाकि 
लेल्या किंवा कढईत असलेल्या मांसाच्या तुकड्यांभमाणे . 
ते “त्यांची. हाडें मोहून तुकडे तुकडे करितात. ४ त्या 
समयीं से. परमेश्वराला आरोळी मारतील तंरी तो त्यांचे 
ऐकावयांचा नांही; तो त्या समयीं, त्यांना पराइमुख 
होड, कारण त्यांनीं दुष्कृत्ये केलीं आहेत. य 

५ जे. संदेशे माझ्या लोकांस बहकवितात, कोडी 
चावावयोस मिळालें तर कल्याण असो, असें जे म्हणतात, 
वे ज्यापासून त्यांस चावावयास मिळंत नाहीं त्याबरोबर 
लढण्योची जे तंयारी करितात, त्यांच्याविषयी परमेश्वर 
असें म्हणतो : ६ तुम्हांवर रात्र गुदरून तुम्हांस दृष्टांत 
होणार नाहीं; तुम्हांवर अंधार पडून तुम्हांस भविष्य सांगतां 
येणार. नाहीं; संदेषट्यांस सूयर मावळेल, त्यांस दिवसा . 
काळोख होईल.' ७ द्रें्टन लजित होतील, दैवज्ञ फजीत 
'होतीळ; ते सवे आपली दाढी झाकितील, कारण देवाकडून 
कांही उत्तर मिळणार नाहीं. ८ मी. तर याकोबांस त्यचा 
अपराध आणि-इस्ताएलास त्याचें पाप दाखवावयास खरोखर 
परमेश्वराच्या आत्म्याने, सामधथ्योर्ने, न्यायानें ब बळाने 
पूर्ण आहें. 


९. याकोब * घराण्यांतील प्रमुस्तही, इस्राएल 


"६५० 


मीखा 


अ० ३९-५४ 





घराण्याचे सरदारहो, जे तुम्ही न्यायाचा अव्हेर 
कारेतां व नीट आहे त्यास वाकवितां ते तुम्ही हॅ ऐका. 
१०.तुम्हीं रक्तपात करून सीयोन .व दुटाईे करून यख्छ- 
छेम  बांधितां. ११ तिचे प्रमुख लाच खाऊन न्याय 
करितातं, तिचे याजक वेतन घेऊन धर्मशिक्षण देतात, 
तिचे. संदे. पेसे. घेऊन भविष्य सांगतात; तरी ते 
परमेश्वरावर अवलंबून म्हणतात कीं. परमेश्वर आमच्या 
"ठायीं नाहीं काय? आग्हांवर कांडी अनिष्ट येणार नाहीं; 


११% म्हणून तुमच्यासुळें- सीयोन शेताप्रमाणें .नांगरितील, 


यस्दाठेम नासधुज्ञीचा ढीग होईल व: मंदिरांचा पर्वत 
जंगलाने 'भरळेला उंचवटा होईल 
: : . १ शेवटल्या दिवसांत: असें होहेल . कीं परमे 
(हे क्षराच्या मंदिराचा डोंगर पर्थेतांच्या माथ्यावर 

स्थापण्यांत येईल आणि - सर्वे डोंगरांहून तो उंच 
होऊन. त्यांकडे . राष्ट्र लोटतीळ. :२ देशोदेशींच्या 
लोकांच्या झुडींच्या- झुंडी जातील व म्हणतील, चला, 
_ _ आपण परमेश्वराच्या परवेतावर, - याकोबाच्या देवाच्या 
मंदिराकडे चढून . जाऊं; तो आम्दांस . आपले भागे 
शिकवो. म्हणजे आम्ही त्याच्या पथांनीं . चाळू; कारण 
सीयोनांतून . शिक्षण व यरुठालेमांतून -. परमेश्वराचे वचन 
निघेल. ३ तो देशोदेशींच्या. बहुत. लोकांचा न्याय 
करील, दूर असलेल्या बलवान्‌ राष्ट्रांचा इनसाफ ठरवील, 
तेव्हां ते आपल्या तरवारी मोडून त्यांचे फाळ करितील, 
आपल्या भाल्यांच्या कोयत्या करतील; यापुढें एक राष्ट्र 
दुसऱ्या राष्ट्रावर तरवार . उचलणार नाही; ते इतःपर 
युद्धकला शिकणार नाहींत.. ४ ते. सगळे. आपापल्या 
द्राक्षीखाठीं. व अंजिराच्या झाडाखाली बसतील, कोणी 
त्यांस घाबरविणार नाहीं; कारण सेनाधीश परमेश्वराच्या 
तोंडची ही वाणी आहे. ७ सवे राष्ट्रें आपापल्या 
देवतांच्या नांवाने चालत आहेत; पण आम्ही परमेश्वर 
आमचा देव याच्या नांवानें सदासर्वकाळ: चाळू. 

६ परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसांत मी लंगड्यांस 
जमा करीन; हाकून दिलेल्यांस व मीं ज्यांस “'पीडिळें 
त्यांस एकत्र करीन. 


करीन; आणि येथून पुढें सदासर्वकाळ परमेश्वर सीयोन 
डोंगरांत त्यांजवर राज्य करील. - ८ हे. कळपाच्या दुग, 
सीयोनकन्येच्या डोंगरा, तुझें पूर्वीचे राज्य तुला . परंत 
येईल, यरुठालेमाच्या कन्येला राज्य पुन: प्राप्त होहेढ. 

९ तर तूं आतां अज्ञी मोठ्याने कां आकोश करत्येस-? 


| ठुझ्यामध्यें कोणी राजा नाहीं काय ६ तुझा मंत्री भेळा 


काय £ कारण प्रसवत्या स्त्रीसारख्या तुला कळा लागल्या 
आहेत. १० हे सीयोनकन्ये, तुला. कांपरें भरू दे; 
प्रसूत होणाऱ्या. स्रीप्रमाणें तुला वेदना होऊं दे; कारण 
तू आतां. शहराबाहेर जाशील, शेतांत वस्ती करिक्षीळ 


“व. बाबेलापयैतहि जाक्लील, . तेथे तुझी. सुटका होईल; . 


तेथे. परमेश्वर, तुला तुझ्या वैर्‍्यांच्या हातून. सोडवीळ, 
११ आतां. पुष्कळ . राष्ट्रे तुजविरूद्द जमा झालीं आहेत. 
तीं..म्हणतात, ती - भ्रष्ट. होवो, आमचे डोळे सीयोनेला 
पाहून निवोत;. १२ पण त्यांस परमेश्वराचे विचार कळत 
नाहींत, त्याचे संकल्प ते समजत नाहींत; कारण खळ्या- 
साठीं पेंढ्या. गोळा करितात..तसें त्यानें त्यांस गोळा 
केलें आहे. १३. सीयोनकन्ये, ऊठ, मळणी कर; मी 
तुझें शिंग लोखंडासारखें व तुझे खूर पितळेसारखे करितों; 
तूं अनेक राष्ट्रांचा चुराडा करिशील; त्यांची कमाई परमे- 
श्वराला वाहज्लील, त्यांची संपत्ति. सकल पृथ्वीच्या 
प्रभूला तूं वाहक्तील. १ हे लष्कराच्या स्वामिनी, 
«र्‌ तूं आपलें लष्कर आतां जमा कर, त्यानें आम्हांस वेढा 
घातला आहे; ते इस्राएलाच्या नियंत्याच्या गाला- 
चर सोटे मारीत आहेत. 

२ हे . बेथेलहेम एफ़ाथा, यहूदाच्या हजारांमध्यें. . 
तुझी गणना अल्प आहे, त्री तुजमघून. एक :जण . 
निघेल, तो मजसाठी इस्राएलचा: झास्ताःहोईल, त्याचा 
उद्भव प्राचीन काळापासून, अनादि काळापासून: आहे; ' 
३ यास्तव: वेणा देणारी प्रसवे. तोंबर . देव त्यांस 
परक्‍्यांच्या. अधीन करील; मग त्याचे अवदिष्ट बांधव 
इद्चाएलाच्या वेशजांसह परत येतील. ४ तो परमेश्वराच्या 
सामथ्यांने, , आपला देव . परमेश्वर .याच्या नामाच्या 


७ मी. लंगब्धांस अवशेष . _१.अथवा :. एदेर कोटा ( उत्मति ३५:२१ प्राहा ) 


म्हणून ठेवीन, दूर घालविलेल्यांचें मी समर्थ राष्ट. 


२ झळांत : कन्ये 


९५१ 


अर ५;:४-६५१५ 


प्रतापानें उभा. रोहील; तो कळप चारील; आणि ते 
वस्ती करितील; कारण - त्याची थोरवी पृथ्वीच्या 
दिंगंतांपर्यंत पसरेल. ५ हा पुरुष आम्हांस मूर्तिमंत 
झांति होईल; जेव्हां अश्छुसी आमच्या. देशांत येऊन 
आमेचे महाल तुडवील तेव्हां त्याजविरुद्ध आम्ही सात 
मेंढपाळ व आठ लोकनायक उमे कह: ६ ते. अदर 
देश, व निश्रोदाच्या भूमीचे प्रवेशमागे तरवारीने उद- 
ध्वस्त करतील; अश्‍्ह्यूर आमच्या देशांत येईल, आमच्या 
सरदहद्दीच्या आंत चॉठ करून येईल, तेव्हा तो पुरुष 


त्याच्यापासून आमची सुटका करील. . ७ जंसें परॅमेश्वरा- 
* पासून दहिंवर येतें, व पर्जन्य गवतावर वर्षेतो, ओणि. तो 
मलुंष्यासांठी पडण्याचा थांबत नाहीं, किंवा मानवजाती - 
साठीं खोळंबून राहतं * नांही, * त्याप्रमाणे : वोकोबाचे 


अवैशिष्ट लोक बहुत. लोकांत पसरतील. «८ वनंपर्शत्त 


सिंह, मेंढरांत तरुण सिंह, गेला अंसता. तो त्यांस 


तुडवून फांडितो, कोणाच्यानें त्यांचें रक्षण करवत 
- नाहीं, त्याप्रमार्णे याकोबाचे अवशिष्ट' लोक राष्ट्रांत, 


बहुत लोकांत; होतील. ९ तुझा हात तुझ्या विरोध्यांवर , 


प्रक्‍्ल' होवो, तुझे सवे शंत्रु नष्ट होवोत. 

१० परमेश्वर म्हणतों, त्या काळीं असें होईल की 
मी तुझ्याजवळ असलेले धोडे नष्ट करीन; तुझ्या 
रथांचा नाश करीन; ११ तुझ्या देशांतील नगरांचा 
विध्वेस करीन, तुझे सवे दुर्गे पाडून टाकीन; १२ तुझ्या 
हातची चेटकें मी नष्ट करीत, तुजमध्यें मांत्रिक उरणार 
नाहींत; १२ तुझ्या कोरींव मूर्तीचा व स्तंभांचा तुझ्या- 
* मंथन बिष्वंस. करीन; तूं: यांपुढे आपल्या . हातच्या 
कृतींच्या पायां. फडणांर नांहींस. १४ तुझ्यामधल्या 
अ्शेरांमूर्ति मी उपटून टाकीन; मी तुझ्या शहरांचा 
नाश. करीन. $५ ज्या राष्ट्रांनीं माझें ऐकलें नाहीं 
त्यांची मी क्रोधाने व रागाने अशी झडती घेईन 


१ आतां परमेश्वर कांय म्हणतो तें ऐका: ऊठ. 
द पवंतांसमोर वाद कर डोंगरांना तुझा शब्द ऐकूं दे. 
२ पंवेतांनो, परमेश्वराचा वाद ऐका; एथ्वीच्या अचल 


यायांनो, तुम्दीहि ऐका; परमेश्वराचा त्याच्या लोकांबरोबर । 
क. | १५२ 


वाद आहे; तो इद्माएलाबरोबर वाद करणार आहे. ३ हे 
माझ्या प्रजे, मीं तुझें काय केलें १ मीं तुला कह्यानें 
कंटाळविलें £ मला :उत्तर दे. ४ मीं. तर तुला. मिसर 
देशांतून बाहेर . आणिलें, -दास्यग्रहांतून तुला सोडवून 
घेतळें, मीं तुजपुढें मोहो, अहरोन व मियोम यांस 
पाठविळें. ५ माझ्या प्रजे, मवाबावा राजा बालाक 
यानें काय मसलत केली, बोराचा. पुत्र बलाम यानें त्याला 
काय उत्तर केले. आणि शिट्ठीम. व गिल्गाळ - यांच्या 
दरम्यान काय्रे झालें याचें स्मरण: कर, म्हणजे .परमेश्वे-- 
राचीं न्यायक्त्त्ये तुला समजतील. व 

६ मी. काय घेऊन परमेश्वरासमोर येऊं : परात्पर देवा 
समोर 'नमस्कार :कसा घालू १ होमबलि, एका वर्षाची 
वासरे, घेऊन त्याजपुढें येऊं काय ९ ७ हजारों 'एडके,. 
तेलाच्या दसहस्त्र नद्या, यांनीं. परमेश्वराला संतोष होईल. 
काय १ माझ्या पातकाबद्दद मी आपला ज्येष्ट पुत्र देऊं 
काय ? माझ्या जिवाने केलेल्या पापाबद्दल मी :आपल्या 
पोटचें. फळ. देऊं काय १ ८ हे मनुष्या, बरें कांग तें 
त्याने तुला दाखविलें आहे; नीतीने वागणे, आवंडीने 
दया करणें व आपल्या देवासमागमें राहून : नम्रभावार्ने 
चालणें यांवांचून परमेश्वर तुजजवळ काय मागतो १ 

९ परमेश्वर या. नंगरास हाक मारीत भाहे; जो 
शहाणा-आहे तो तुझें नाम ओळखितो; तुम्ही दंडाचे 
व तो नेमणार्‍्याचें ऐका. १० अजून दुष्टाच्या घरांत 
अन्यायानें मिळविलेळें धन आहे. काय १ दोषास्पद असें 
उरणे माप त्याच्या घरांत असतें काय ९ ११ दगंलबाजीची 
तागडी . ठेवून, . खोठ्या वजनांची थैली बाळगून मी 
शुद्ध ठरणार काय ६ १२. तेथील श्रीमंत दुष्टतेनें भरले 
आहेत, तेथील रहिवासी खोटें बोलतात; त्यांची जीभ 
त्यांच्या. मुखांत साक्षात्‌ कपटरूप आहे; १२ म्हथून 
मी. तुला हाणून भारी जखभ करितो, तुझ्या पातकांमुळें 
मी तुला उजाड करितों. १४ तू खालील पण तृप्त 
होणार नाहींस; तुझ्यांठायी कंगालपणा राहील; तू धनाची 
सारासार करिज्ील, पण ते. तुला बचावितां येणार 
नाहीं; व तूं कांहीं बचाविठें तर मी तें तरबारीच्या हवाली 
करीन. १५ तूं पेरिसील पण कापणी करणार नाहींस, तूं 


म«० ६११५-७२९० 





जैंतून.. श्रक्षाची फळें तुडविज्तील, पण त्याच्या तेलाने 


धथ. तूं द्राक्षारस पिणार नाहींस. १६ अश्रीचे कायदे 
कुम्दी .. पाळितां,.. अहाघाच्या . घराण्याच्या : चालीरिती 


बुम्डी पाळितां, .व त्यांच्या . तत्त्वाप्रमाणे. तुम्ही चालतां, . 


म्हणून तुमचा नाह होईल; त्याच्या _ रहिवाऱ्यांची 

निर्भत्सना होईल . असें. मी... करीन; :- माझ्या लोकांची 
अप्रतिष्ठा तुम्हांस सोसावी लागेलं 

१ कोण ही माझी वबिपत्ति !. उंन्हाळ्यांतील फळें 

१७ काढून घेतल्यावर जशीं झाडावर कांहीं राहतात, द्राक्षी 

च्या वेलीवर जसा सरवा राहतो, तसा. मी झालों आहें. 


खावयास द्राक्षांचा एक धोसहि . राहिला .नाहीं | 


जिवाला आवडेल , असा पहिल्या ..बाराचा . अंजीर 
राहिला नाहीं. २ भक्त एथ्वीवर नाहींसा झाला. आहे. 
माणसांत कोणी सरळ उरला. नाही; ते सवे रक्तपात 
करावयास टपले. आहेत, प्रत्येक जण. जाळें टाकून 
आपल्या भावाची. पारध करितो. ३ दुष्कमे जोरानें 
करा. म्हणून ते आपले दोन्ही हात. . चालवितात; 
सरदार फर्मावितो. तें न्यायाथीहा लाच. घेऊन करितो 
बडा मशुष्य . आपल्या मनांतील दुष्ट भाव. बोलून 
दाखवितो; असे ते स्व मिळून दुष्टतेचें. जाळें विणितात. 
४ त्यांतला. जो उत्तम तो कांटेरी झुंडपासारखा आहे; 
त्यांतला जो सरळ तो कांटेरी कुंपणाहून वाहेंट आहे. 
तुह्या टेहळणी करणाऱ्यांनी टेहळलेला दिवस, तुझी 
झडती घेण्याचा दिवस, येत आहे; आतां त्यांची त्रेघा 
उडेल. ५ सोबत्याचा भरवसा धरूं नको, जिवलग मित्रा- 
बर अवलंबून राहु. नको, तुझ्या उराजवळ. निजणाऱ्या 
तुह्या पत्नीपासून आपलें तोंड आवरून घर. ६ कारण 
पुत्र बापाला तुच्छ मानीत आहे, मुलगी आपल्या आहे. 
वरं उठली आहे, सून आपल्या सासूवर उठली आहे. 
मनुष्याच्या घरचे इसम त्टाचे वैरी झाले. आहेत 

७ 'मी तर परमेश्वराची मार्गप्रतीक्षा करीन; मी 


आपल्या तारण करणाऱ्या देवाची वाट पाहत राहीन; 


माह्या देव माझें ऐकेल. ८ अगे माझ्या वैरिणी, माझ्या: 


मुळें. आनंद. कह नको; मी पडलें तरी पुनः उठेन; मी |. बयो 


अंघॉरात बसले तरी परमेश्वर मला प्रकाश असा होईल. 





"० ९ परमेश्वर माझा तंटा लहून माझा हक्क संपादन 
अभ्यंग करणार नाहींस; द्राक्षीचा उपज तुडविकीळ । करील. 
"मी. त्याच्याविरूद 
नेडैठ, 


तोंवर मी त्याचा राग सहन करीन; 
पाप केलें आहे; मला तो प्रकाशात 


येतील. १३ तथापि देश आपल्या रहिवाऱ्यांमुळें, त्यांच्या 


 कृत्यांच्या फळांमुळें वैराण होईल. 


१४. तू. आकडी - घेऊन आपल्या लोकांस . चार. 
तुझ्या: वतनांतील मेंढरे कर्मेलांच्या झाडीत , एकांती. 


राहतात त्यांस . चार; .प्राचीन क्राळच्या :दिवसांप्रमाणें 


बाशानांत' व. .गिलादांत त्यांस चारू दे. १५ तूं. मिसंर 
देशांतून बाहेर निघालास त्या दिवसांप्रमाणें त्याला मी 
अद्भुत कृत्ये दाखवीन. ' १६. राष्ट्रे हें पाहतील. व 
आपलें एकंदर बल पाहून लज्नित होतील, ते आपल्या 
तोंडावर हात ठेवितील, त्यांचे कान बहिरे होतील. 

१७ ते सर्पाप्रमाणें धूळ चाटितील, एथ्वीवरील सरपट 

णाऱ्या. प्राण्यांप्रमाणे ते . आपल्या बिव्रांतून थरथर 
कांपत बाहेर येतील, परमेश्वर आमचा देव याजकडे ते 
भयकंपित होऊन येतील; ते तुजपुढें भयभीत होतील. 

१८ तुजसमान देव कोण आहे £ तूं अधरमांची क्षमा 
करितोस, आपल्या वतनाच्या अवशेषाचे अपराध. मागें 
टाकितोस; तो आपला राग सर्वकाळ भनांत ठेवणार नाही, 
कारण त्याला दया करण्यांत आनंद वाटतो. १९ तो 


__ कोण 


नहूम 


१.निनवेविष्यींची देववाणी : नहूंम एंल्कोडकर | होतील. मीं तुला पीडिलें, पण आतां पुढें पीडणार 


६ याल प्रास झालेल्या दष्टांताचें पुस्तक 

__ __२ परमेश्वर इष्यांवान्‌ व. झडती. घेणारा देव 
आहे; परमेश्वर घेणारा व. क्रोभाविटट आहे; 
परमेश्वर... आपल्या. विरोध्यांचें, पारिपत्य करणारा आहे. 
तो. आपल्या . इात्रंबिषधीं. मनांत. क्रोध . वागवितो 
३. परमेश्वर..मंदूक्रोध ,व महापराक्रमी आहे; तरी तो 
याप्यांस_ शासन केल्यावाचून. राहणार नाही; परमेश्वर 
चादळांत वु... तुफानांत चालतो, मेघ त्याच्या चरणांची 
धूळ आहेत. . ४ तों. समुद्रास दटावून आट- 
वितो; सवे नद्या कोरड्या करितो; बाशांन _व कर्मेल 
त्याच्यापुढे. म्लान होतात, .लबानोनाचा फुलवरां कोमे- 
जून जातो. ७ त्यांच्यापुढे. पर्वत कंपायमान होतात व 
डोंगर विरघळतात; त्यांच्यापुढे ही पृथ्वी, हा भूगोल व 
त्यावरील संव रहिवासी थडथंड उडतात. ६ त्याच्या 
रागापुढें. कोण टिकणार. त्यांच्या क्रोधांच्या संतापापुढे 
, उभा राहणार ६ त्याच्या संतापाचा वर्षाव 
अभींसारखा होतों, त्याच्यापुढे खडक फुटून त्यांच 
तुकडे होतात. ७ परमेश्वर चांगला आहे, विप- 
त्ालीं तो शरणदुर्ग आहे; जे त्याजवर भावे ठेवितात 
त्यांस तो ओळखितो. ८ तो महापुरानें निनवेच्या 
स्थानाचा नायनांट करील व तो आपल्या झात्रंचा 
पाठलाग करून त्यांस अंधारांत उधंळून लावोल. 






९ परमेश्वराविषयीं तुम्हांला कायं वाटतें £ तो पुरापुरा 


अंत करील; बिपत्ति दुसर्‍याने येणें नकोच. . १० ते युंता- 
गुंत झालेल्या कांटेऱ्यांसारखे असले, ते द्राक्षारसानें मस्त 
झालेल्यांप्रमाणें असले .. तरी ते वाळलेल्या घसकटा- 
प्रमाणे भस्म होतील. ११ परमेश्वराविरुद्ध दुष्ट संकल्प 
करणारा व अनिष्ट योजणारा असा एक तुझ्यांतून 
निघाला आहे. १९ परमेश्वर म्हणतो, ते मजवूत व 
असंख्य असले तरी त्यांचा उच्छेद होऊन ते नाहींतसे 

१ अथवा; तुम्ही परमेश्वराविरुद्द काय योजना करितां? 


नाहीं. १३ आतां मी तुजवरील त्याचें जूं -मोडीन, तुझी 
बंधने तोडन टाकीन 
१४ परमेश्वराने तुजबद्दह अशी आज्ञा केली आहे की 


तुझ्या बोजाची पुनः पेरणी होणार नाहीं; तुझ्या दैव- 


तांच्या मंदिरांतून कोरौंव व ओतींव मूर्ति मी नष्ट करीन; 


: मी तुझी कंबर तयार करीन, कारण तू हलका ठरला आहेस. 


१५ शुभसंदेश आणणारा, शांति जाहीर करणारा 
अंसा जो त्याचे पायं पंवेतांवर पाहा ! हे यहूदा, आपले 
सण पाळ, आपले नवस फेड, कारण यापुढें तुझ्यामधून 
दुष्ट पुरुष. येणारजाणार नाहीं; त्याचा समूळ उच्छेद 
झाला आहे. 
१ चुराडा करणारा तुझ्यासमोर चढाई कून 
4 आला आहे; कोटाचें संरक्षण कर, मार्गाची टेहळणी 

कर, आपली कंबर कसून आपल्या सगळ्या बळाने 
सज्जे हो. २ कारणे परमेश्वर याकोबाचं ऐश्वर्य इसा: 


| एलाच्या ऐश्रयांप्रमाणें पुन: स्थापीत आहे; लुटारूंनी 


त्यांस लटिलें आहे, त्यांच्या द्राक्षींची नासधुस केली 
आहे. २ त्याच्य़ा वीरांची ढाळ तांबडी आहे; लढवय्ये 
किरमिजी पोषाख ल्याळे आहेत; सज्न होण्याच्या 
दिवशीं त्याच्या रंथांचें पोलाद अभीसारखं चमकत 
आहे; ते भाले इक्डूनतिकडे परजीतं आहेत. ४ रस्त्या. 
तून रथ बेफाम चालले आहेत, सडकांवर ते एकमेकां- 
वर आदळत आहेत, ते॑मशालींसारखे दिसत आहेत, 
ते विजेसारखे भावत आहेत. ५ तो आपल्या 
सरदारांची पाहणी. करीत आहे, त बाटेने ठोकरा 
खात आहेत, 'ते उतावळीनें तटाकडे जात आहेत, तेथें 
मोची उभारिला . आहे. ६ नदोकड़ीलळ दरवाजे खुले 
केले आहेत; राजवाडा :कोसळला आहे. ७ हुस्सच उघडी 
झाली आहे, तिला नागवून घरून. नेरे आहे; 
तिच्य़ा दासी पारव्यांसारव्या घुमत आहेत व आपलीं 
१ अथवा; निर्णय होऊन चुकला आहे. 





९५४ 


अड. २४४७--४३:१३ 





अरे बडवून आकांत. करीत आहेत. 

_ :< निनवे: पूर्वीपासून पाण्यांच्या. तळ्यासारखी होतीं 
नररी- आतां. ते पळून जात आहेत; थांबा हो थांबा, असें 
'ओरडतात,. पण कोणी मार्गे वळून पाहत नाहीं. ९ चांदी 
लुटा ! सोनें लटा ! सव तऱ्हेच्या शोभिवंत वस्तूंचा अमर्याद 
संग्रह आहे. १० ती रिकामी, शून्य व ओसाड झाली आहे; 
तिच्या हृदयाचें. पाणीपाणी झालें आहे, तिचे गुडघे लट 
पटत आहेत; सर्वांच्या. कंबरेत कळा निधत आहेत, त्या 
सर्वांचे चेहरे फिक्रे पडले आहेत. ११ सिंहांची गुहा 
कोठें आहे ? तरूण सिंहांची खुराक खाण्याची जागा कोठें 
आहे १. जेथे सिंह, . सिंहीण व. सिंहाचा. पेटा' हीं फिरत 
असते व कोणी त्यांस भेवंडावीत नेसे तें ठिकाण कोठें 
आहे १ १२ सिंह आपल्या पेट्यांसाठीं पुरेसें भक्ष्य फाडीत 
असे, आपल्या सिंहिणींसाठीं सावजांचा गळा दाबीत असे 


तो भक्ष्यानें आपल्या गुहा, शिकारीने आपल्या गुफा । 


भरीत असे. १३ पाहा, मी तुजवर चोळून येत आहें 
असें सेंनाधींश परमेश्वर म्हणतो; मी तिचे रथ जाळीन 
त्यांचा धूर निघेल, तुझ्या तरुण सिंहांस तरवार फस्त 
करील; मी पथ्वीवरून तुझें भक्ष्य नाहीसे. करीन, तुझ्या 
जाखुदांचा शब्द यापुढें ऐकूं येणार नाहीं 

.”_१ रक्तपाती नगरीला धिक्कार असो! कपट व 
४.खून यांनी ती भरली आहे, :तिचें भक्ष्य मिळविणे 

थांबत नाहीं. २ चाबकाचा फटकारा, चाकांचा घडघडाट 
यांचा शब्द.होत आहे; घोडे .भरधाव पळत आहेत, रथ 
उसळत. आहेत;. ३ धोडेस्वारांची दौड, तरवारीची चमक 
भाल्याचें विजेसारखें चकाकणें होत आहे; वघिलेल्यांचा 
समुदाय, झतांचा ढीग, पडला आहे; मढ्यांचा हिशेबच 
नाहीं; लोक त्यांच्या मढ्यांवर ठोकर खातात.. ४ सुरूप 
व.चेटकांत निपुण अश्ञा त्या वेश्येच्या बहुत व्यमिचा- 
रांसुळें हे घडलें आहे; ती.आपल्या व्यमिचारांनीं राष्ट्रांचा, 
आपल्या चेटकांनीं वेशांचा, विक्रय करिते. ५ पाहा, मी 
तुजवर चाळून येत आहें असें सेनाधीदा परमेश्वर म्हणतो 


मी तुझें नेसण तुझ्या तोंडावर उडवून देईन; राष्ट्रंस-तुझी | 
नभता दाखवीन, राज्यांस तुझी लाज दाखवीम: ६-तुश्यावर । :: 





हेंढर फेकून तुत्ञ तुच्छ करीन, तुला उपद्दासकिपॉई करीन्रीळ 
आणि असें होईल कीं जो कोणी तुला पाहील तों सुंखंपार्यहे 


पॅळ॑- काढील: आणि म्हणेल; निनचे उजाड झोणी* औहेर 
तिञसाठी कोंण :शोक करील १ तुझें सांत्वन 'करणाऱ्यॉसिं 
कोठून शोधून आणूं 

८. नोआमोनापेक्षां तू श्रेष्ठ आंहेस काय१.ती नीळ 


'नदींच्या-फाट्यांमध्ये वसली होती, तिच्यासभोबतीं पाणी 


होते; नील नदी तिचा दुगे होती, पाणी हाच तिचा कोटं 
होत्या. ..९ कूझी व मिसरी यांचें तिला बल होतें, व ते 
अमयांद होतें; पूटी व लूबी यांची तिला कुमक होती. 
१० तरी ती हद्पार झाली, तिला बंदिवान करून नेण्यांत 
आलें; तिचीं मुलें रस्त्यांच्या सवे चवाठ्यांवर आपटून 
मारण्यांत आलीं; तिच्या. सरदारांवर चिठ्या टाकण्यांत्‌ 
आल्या, तिच्यां सर्वे महाजनांस सांखळ्यांनीं बांधण्यांत 
आलि. ११ तूहि झोकांड्या खाशील, तू लप्शील, तू. 
शत्रपासून आश्रयाचे स्थान शोधिशील. १२ पहिल्या 
बाराच्या पिकलेल्या अंजिरांच्या झाडाप्रेमाणें तुझे सवे 
दुर्ग होतील; झाडें हालबिलीं म्हणजे अंजीर खाणाऱ्याच्या 
तोंडीं पंडतात. .१३ पाहा, तुझ्यांत राहणारे लोक केवळ 
स्रिया आहेत; तुझ्या देशाचे दरवाजे तुझ्या शात्रेना 
खुले झाले आहेत; अम्ीर्ने तुझे अडसर खाऊन टाकिले 
आहेत. १४ वेढा पडणार .. म्हणून पाणी भरून ठेव, 
तुझे किल्ले मजबूत कर, चिखलांत. उतर, पायांनी गारा 
तुडीव, विटाळें हातीं घे. १५ तेथें तुला विस्तव खाईल 
तुला तरवार नष्ट. करील; ती तुला चाटून खाणाऱ्या 
टोळांप्रमाणें खाऊन फस्त करील; ... चाटून खाणाऱ्या 
टोळांप्रमाणे आपली संख्या वाढीव; झुडींनी . येणाऱ्या 
टोळांप्रमाणें असंख्य हो. १६ आकाद्यांतील ताऱ्यांपेक्षां 
अधिक: सौदागर- ते. केळे. आहेत; दरी. त्राहइन' स्वाणागेः- 
टोळ. त्यांस . नांयवूनंः उडून ,जातील.. १७३ तुझे. सरदार: 
झुंडींनीं. येणाऱ्या टोळांसारखे - आहेत, तुझे: सेनापति: 
ठोळांच्या .: झुडीसारखे-- आहेल;...ते ; थंडीच्या: :द्रिवरध्तात- 


पव आडी अलम ीमीडी. (कोई: झळ आड य...» लोकी (ह'?> हिडन हेडटडि आडी» ::.3-जविडेनेहीत शड आ...” दिशी 


ग: कैः१४--इबकूक १५१७ 


प्न तत ळू 


कोठेजोळे श्रॅ. कोणास कळत नारहीं.: १८ - अळ्दारच्या राजा; 





नाही; तुझा घाय असाध्य. आहे; तुझी. बातमी ऐकणारे 
पिटततात; . कारण ज्यास 





१ “हबकूक. संदेष्याला:: दांतानें..आप़ झालेलें 

९ देवववन 
...-.२. हे. प्ररमेश्वरा, भी किती. वेळ ओरईं १ तू 
ऐत. नाहींस... जुलुम झाला..असें मी. तुळा. ओरडून 
सांगतो तरी वे. सुटका करीत, नाहींस. ..३ मला अधर्म 





चालत. नाही; दुष्ट घार्मिकास घेरून. सोडितो म्हणून. 
न्याये विपरीत होतो. 
७ राष्ट्रॉनो, लक्षं देऊन पाहा व आ्येचॅकित व्हा, 





पाही, मी खास्यांची डैठावणी ' करितो; ते उदग्रे व उतावळे 
रां आहे; जी. स्वठे ह्यांची नांदत त्यांचा ताबा घ्यावा 
म्हणून ते. एथ्वीभर फिरतं असतांत. ७ ते दारुण व भयंकर 
आहेंत; ' त्यांचा 'न्यायं चं त्वार्चे : वैभवः त्यांचे स्वता 
चेंबर आहे. ८ त्यचि घोडे चित्यांहून वेगवीन आहेत व 
-सेव्याकाछी  महेर. पडणार्‍या - लॉंग्म्यपेक्ा-कूर आहेत. 
त्यांचे' घोडेस्वार -दोड करितात,” त्यांचे धोडेस्वार दुरून 
येतात, स्वाऊने. टॉऱण्यास त्वरा. करणाऱ्या गरुडासारखे 
दे-घावबतात.. ९ ते बलात्कार: करण्यास: सवे मिळून 


येतःत; त्यांच्या तोंगंचा' रोख थेर' पुढें -अस्ंतो; वाळूच्या ( > 
कथांप्रार्जे ते बंदिवान गोळा करितात. < १:तो : तर | 





राजांस कसपट. .समजतो. व भघिपतींस ': कवडीमोल 
मानितो; . कोणताहि किल्ला. असला तरी. तो . तृणवत्‌ 


| मातीचा: ढीग रचून किल्ला सर. करितो. . ११ 
. शेवटीं. सोसाठ्याचा .वारा येऊन . तो. उडून - जाईल, स्व- 
. पराक्रम हाच ज्याच्छ देव त्यावर दोष येईल. 


१२-हे परमेश्वरा, साड्या देवा, माझ्या पवित्र : प्रभू » 
लू अनादि काळापासून. आहेस.ना ? ओम्दी सरणार्‌.नाहीं. 
हे परमेश्वरा, तूं त्याचा न्याय नेमिला आहे; हे दुर्गा, त्याचें 
शासन व्हावें. म्हणून. तूं त्यास स्थापिळें आहे. १३...तुझे 


| डोळे इतके पवित्र आहेत. कॉ दुष्टता तुझ्यानें . पाहवत्त 
नांही, अनाचाराकडे दृष्टि लाववत नाहीं, तो तूं या बेइमानी 


करणाऱ्यांकडे कां पोहेतं. राहतोस १ जो आपल्याहून 
चार्मिक त्यास दुष्ट मिळून टाकिती तेव्हां तू को उना 
रांइतोसं £ १४ तूं ' मार्नेवांस समुद्रातील भाझोप्रमाणें काँ 
केलें आहे; कोणी' शास्ता नसलेल्या जीवजंतूप्रमोणे त्यांना 
कां केळें आहे? १५ तो. त्या सर्वांस गळोने उंचलितो, 
त्यांस आपल्या जाळ्यांत : धरिती, “आपला पोरग टाकून 
त्यांस गोळा करितो; यामुळें तो हर्षितंःच आनंदित दोतो 
१६ तो आपल्या जाळ्यापुढें यज्ञ करितो, आपल्या 


'पागाला. . धूप. दाखवितो; ' कारत्न ' त्यांपासून त्याला 
| विपुल: धन व :पुष्टिकारक अन्न. मिळते. १3 तर सग 


तोः आपलें भरलेले जाळें रिकाने. करून राष्ट्रांची काहीएक 
मथ. न करितां. त्यांचा सतत घातः करीत: राहील काय १ 


१-पाठभेद: तुरा मरण. नाहीं. 











<५६ 


_. शी. आपल्या पशर्‍्यावर उभा राहीन 
श॑ क्ि्पावर पदास करीन; तो मजबरोबर काय बोलेल 


आणि माझ्या गाऱ्हाण्याविषयीं त्यास मला काय उत्तर |. 
| स्थापितो त्याला घिकार* असो ! :१३ पाहा, लोकांच्या 
श्रमाची फलप्रापति. अभीला «भक्ष्य होते, राष्ट्रे. व्यर्थ 
| दिणतात, हें सेनाधीझ . थरमेथर याजकहून : नव्हे 


देतां येहेल तें मी पाहीन. २ मग. परमेश्वराने, मला उत्तर 
दिलें को, हा दृष्टांत लिहून: काढ, पाठ्यांवर ठळक ल्हि; 
म्हणजे कोणींहि तो वाचून धावत सुटावे. ३: कारण हा 
दृष्टांत नेमिलेल्या समयांसाठी .आहे. आण्रि तो कषेबंटास 
जाण्यास आपणच नेट करीत आहे, .: तोः; फसबावयाचा 
नाहीं; त्यास विलंब लागला तरी, त्योजी बाट. पाहा; तो 
येडेंळच, त्याला विठंब लामावयाचा नाहीं... . : 

४ पाहा, तो. गर्वोने फुगला आहे; त्याचा आत्मा 
त्याच्य़ा ठायीं सरळ नाहीं; धार्मिक तर आपल्या किधो- 
सार्ने वांचेल. ५ शिवाय त्याचा द्राक्षारस दगा देणारा 
आहे; तो अहंकारी मनुष्य झाहे, तो घरी टिकत नाहीं, 
त्याने अघोलोकाप्रमाणें आपली ::ठाठसा वाढबिली आहे, 
तो मृत्युसारखा अतृप्त आहे, तो सर्ब राष्ट्रास आपणा- 
जवळ जमा करितो, स्वः लोकांस '*आपल्यानजीक ' एकत्र 
करितो. ६ हे सवे त्याला. कवन, .कूटवचन लावून 
बोलणार नाहींत काय ९ : लोक : म्हणतील, . : आपला 
माळ नव्हे त्यानें : जो: आपली. ब्रृद्धि करितो व गहा 
णांचा बोजा आपणावर: लादून घेतो, त्याला घिक्कार 
असो; असें कोठवर £ ७ तुला चोवणारे एकाएकीं 
उठावणी करणार नाहींत काय १ तुला छळणारे जारे 
होऊन तूं त्यांची लूट होणार नाहींस काय़ £ ८ तू 
पुष्कळ राष्ट्रांस लटिलें म्हणून सचे. अवशिष्ट लोक तुला 
ठटतील; माणसांचा रक्तपात आणि भूमीवर, दाहरावर 
ब त्यांतील सवे रहिवाऱ्यांवर केलेला जुलूम, यामुळें असें 
होईल. 

९ विपत्तीच्या हातांतून आपला बचांव व्हावा. म्हणून 
आपलें घरटें उंच ठिकाणीं करावें, ह्या हेतूर्ने जो आपल्या 
घराण्यासाठीं अन्यायाने नफा मिळवितो त्याला धिक्कार 
असो. १० तूं बहुत राष्ट्रंस नष्ट केल्यामुळें . आपल्या 
घराण्यावर “अप्रतिष्ठा. आणिली आहे, आपल्या. जिवाचा 
गुन्हेगार झाला आहेस. 

१ अथवा: विश्वासूपणाने. २ अथवा! सावकार, 








११. कारण. भिंतीचा .. दंगड ।.. 


अ० २९४१-केः३ 

ओरडेळ, . इमारतीच्या लाकडांतील- तुळ्हे . त्याला 
उत्तर देईल ः 

$२९ जो. रक्ताने नगर बांधितो;:- अधर्माचे ' शहर 


काय १ १४. कारण: मल समुद्राला व्यापून टाकितें तक्षी 
एथ्वी परमेश्वराच्या प्रतावाच्या. ज्ञानाने मरेल. 

१५ जो आपल्या शेजार्‍्यास मद्य पाजितो त्याल 
घिक्कार असो! तूं त्यांची 'नमता पाहावी म्हणून आपला 
संतप्त क्रोध त्यांत. भिसळून त्याला मस्त . करितोस. 
झाली, तर तूहि पी: आणि “बेखुंत्यासारखा हो; परमे- 
श्वराच्या उजव्या हातचा :“प्याला .. तुजकडे “वळेल 
तुह्या दैनवाची . अजतिष्ठा “होईल.---१७-लबानोनावर 
केलेला जुुम तुला. घेरीठ; :जनावरांचाः झालेला. नाश 
तुला धाबरवील; माणसांचा रक्तपात आणि' ' भूमीवर 
शहरावर व त्यांतील स्थ रहिवाऱ्यांवर: केलेला जुलूम 
यामुळें असें होईल: क 

१८ कोरीव मूर्ति : ही * मूर्तिकारानें कोरून . केली 
यांत काय लाभ ? खोटा कौ देणाऱ्या ओतींव . मूर्तीवर 
मूर्तिकार, मुक्या मूर्ति करणारा, श्रद्धा. ठेबितो .. यांत 
काय लाभ १६ १९ जो 'काष्ठास म्हणतो, जायें हो, 
मुक्या पाषाणास म्हणतो, ऊठ, त्याला धिक्कार असो ! 
त्याला कांहीं शिकंवितां येडे . काय २ पाहा, ती, मूर्ति 
सोन्यारुप्यान॑ मढविली आहे, पण आंत पाहावें तों 
जिवाचा पत्ता नाहीं. २० परमेश्वर आपल्या पवित्र 
मंदिरांत आहे; सर्व धरित्री त्याजपुढें स्तब्ध राहो. 

१. हृबक्कूक संदेष्ट्याची प्रार्थना 
३ झ्ोमस्तोत्र 

२ हे परमेश्वरा, मी तुझी कीर्ति ऐकून 
भयभीत झालों आहें. 
हे परमेश्वरा, वषींचा क्रम चाळू अराता. आपल्या 

कोमाचें पुनजीकन कर! 19 
वर्षांचा कम चालू असतां तैअनट करं 


म्हणजे 


९५७ 


नभ ३४१२-११ 





) “> देव तेमानाहून येत आहे, 
पवित्रे प्रभु पारांमाच्या पर्वतावरून येत आहे. [सेल] 
त्यचा प्रकाश आकादा व्यापितो; 
:... त्याच्या त्तवनांनी- एथ्वी मरली आहे. 
.४ त्याचें तेज प्रकाशासारखें आहे; 
त्याच्या करांतून किरण. निघत भाहेत; 
त्याचा पराक्रम देय गुत आहे. . . 
५:मरी' त्याच्यापुढे चालते, - : 
-- ज्वालारूप धाम त्याच्या पायाजवळ निघते... . 
६ तो: उभा राहिल :उद्दणने : शथ्वी “डेलकानें: खाते; 
तो नजर टाकून राष्ट्रास उघळून लावतो. :.  . 
सवेकाळचे-पर्वेत- किदीण 'होतात. 


9. कूशतनेचे डेरे विपत्तीने घेरिळेळे मीं पाहिले; 
मिद्यान' देशाच्या. कनाती अरथरत आहेतं 
८ परमेश्वर नद्यांवर रागावला आहे काय 2 
नद्यांवर तुझा राग पेटला आहे काय£ : : 
तुझा क्रोध संसुद्रावर खवळला आहे. काय १ 
म्हणूनच तूं आपल्या घोड्यांवर स्वार 
"“--- झालास काय £ 
: विजयरथांवर आरूढ झालास काय ६. 
«तुझें धनुष्य गवसणीबाहेर निघाले आहे, 
तूं आपल्या शपथपूर्वक वचनाप्रमाणे 
शिक्षा केली आहे. 
तूं पुथ्वी विदारून नद्या वाहवितोस. 
१० पर्वत तुला पाहून विवळतात;  ' 
जलप्रवाह सपाट्यारने चालला आहे, 
डोह. आपला इुब्द उभ्बारितो, 
आपले हात वर कारेतो. . | 
११ तुझे वाण सुटत असतां त्यांच्या प्रकाशाने 
कुत्या झळकणाऱ्या भाल्याच्या चकाडीनें 
सूर्य व चंद्र आपल्या स्थानीं. निश्रल॑ झाठे आहेत. 
१२ तूं संतापून एथ्वीवर चाठतोस: 


[सेलर] | 





तूं आपल्या क्रोधार्ने राष्ट्रांस तुडवून टाकितोस. 
१३ तूं आपल्या लोकांच्या सुटकेसाठी निघाला: आहेस. 
आपल्या अभिषिक्ताच्या सुटकेसाठी 
निघाला. आहेस; - 
दुजेनाचें धर पायापासून मानेपर्यंत 
त्याच्या. शिशाचे आपटून तुकडे करितोस. [सेला] .- 
१४ त्याच्या सरदारांचें ज्तीर तूं ज्याच्यात्याच्याच 
. भाल्यांनीं विधितोस. र कर 
माझा चुराडा करण्याराठीं ते भजवर 
तुफानासारखे लोटले; 
आरिबास ग्रुप्तरूपें गिळावें यांतच त्यांस 
संतोष वाटतो. 
१५ तूं आपले घोडे समुद्रांतून, - 
मदह्ाजलांच्या राकीवरून -चालवितोस. 


: | १६ मीं. हें ऐकलें तों माझें. काळीज थरथरटें, 


त्याच्या आवाजाने माझे ओठ कांपले; 
: माशी हार्डे सडूं लागली; माझे ईपाय लटपटत आहेत; 
ज्या दिवशीं लोकांवर हृदया करणारा येईल 
त्या संकटाच्या दिवसाची मला:वाट 
पाहिली पाहिजे. 
१७ अंजिरांचें झाड न फुलले व 
द्राक्षीच्या वेलीस फळ न. आलें. 
जैतुनाचें उत्पन्न बुडाळें . 
शेतांत धान्य न पिकळे 
मेंढवाब्यांतठे कळप नाहोंतसे झाले, 
व गोठ्यांत गुरेढोरे न उरली, 
१८ तरी मीं परमेश्वराच्या ठायीं हर्ष पावेन, 
मला तारण देणाऱ्या देवाविषयी मी. उल्लास करीन. 
१९ परमेश्वर, प्रभु, माझें सामर्थ्य आहे, 
लो माझे पाय हरणाच्या पायांसारखे करितो, 
तो मला माझ्या उच्च स्थानांवरून चालूं देतो. 
[ सुर्य गवयासाठीं, माझ्या तंतुवाद्याच्या साथीर्ने 


- ..गाक्‍्याचें ] 


९५८ 





सुं्युहुदार्वा रेजोः!आमोन योज पुत्र भोशीरवी 
याच्या, कारकौरदीत सफन्या बिन कूक्षी बिर्न गर्दल्या 





र व्य्बन अमऱ्या बिन हिज्कीया याला 
बँबन प्राप्त झाले ते हें 






असे [३ पम ळर” 





नेर मी.. आपला. हात 
यहूदावर,. . मरुशलेमाच्या . सर्वे रहिवाऱ्यांवर चालवीन 
या स्थल्ंतून बालमूर्तींचे शेष. नाहींद्ते: करीन,, आणि 
मूर्तीचे पुजारी व याजक यांचें नांवहि नाहींसें करीन 
५_.जे.. धाब्यांवर आकाांतील..सैन्याची पूजा ..करितात, 
जे उपासक परमेश्वराची शपथ वाहतात. व...मिठेकोम 
मुर्ताचीहि शपथ वाहतात, ६ जे परमेश्वरापासून 


पराडूमुख झाळे आहेत, ज्यांनीं परमेश्वराचे चरण . धरिले. 


नाहींत व त्याचा शोध केळ, नाहीं, . त्यांस मी नष्ट 
करीन र 

७ प्रभु परमेश्वरापुढे तुम्ही मौन धरून राहा, कारण 
परमेश्वराचा दिवस येऊन ठेपला आहे; ' परमेश्वराने 
यज्नबलीची सिद्धता . केली आहे, त्यानें आपल्या 
आमंत्रितांस पवित्र केलें आहे. परमेश्वराच्या 
यज्ञसमयी असें होईल कीं, सरदार, राजपुत्र व ज्या 
सर्वांनी परदेक्ी पोळ्याख चढविला आहे त्यांचा 


मी समाचार घेईन. € त्या दिवशीं जे उंबर्ञ्यावरून 


उडी मारून आपल्या प्रभूचा वाडा बलात्काराने ब 


कपटाने भरून टाकितात. त्या सर्वांचा समाचार मीःघेहेन द ह बंच्यभ 
दिवशीं मासळीदरवाजांतून' “वडच्याची | सके देश 
१ पाठभेद: आपल्या राजाचीहि शप्रथ ( २ शमुवेल |. रहिवाॉस्यीचा 


१० त्या 


१२:३० टीप पाहा ) 


ऑबोज. होईल, दुसऱ्या पेठेतून ऑकंदेने- -हीडेल व 
टेकंध्बॉरवरून मीठा धडाका. उडेल, * असे परमेश्वर म्हणतो. 
११.. मैक्तेशच्या रहिवाऱ्यांनो, आकंदन करा, कॉरॅगे 


' कँ्नानाचें. सर्वे लोक नाश पार्वेले-आहेते, चांदीने लादलेले. 
“3 मौ भूप््रावरूनं सवे. कोंही निखाठ्स नाहींसे करीन, | सव १२ त्यो रवा बत होई 
म्दणंतो..: २,मी मनुष्य चनी करीन; | 





ग 'वाईटहि मनांतु अते १४५ वरमेश्व ल 
करीत. नाहीं व. वाईटहि करीत नोही,.त्यांचा मी. समाचार 


. घेडेन. १३. त्यांचा. माल टीस जाईल, त्यांची ध्रॅ.. 


उजाड होतील; .ते. घरे बांधितील पण. त्यांत बसणार 
नाहींत. द्राक्षी'चे. .सळे -ठावितील पण त्यांचा द्राक्षारस. 
पिणार. नाहींत. | | 

१४ परमेश्वराचा मोठा दिवस समीप आहे; तो 


| येऊन ठेपला भाहे, . वेगाने येत. आहे; ऐका !...परमे 


श्वराचा .दिवस:!: तेथें वीर दुःखाने ,ओर॒डत . आहे. 


१५ हा संतापाद्या. दिवस आहे, दुःखाचा. वः क्ेशाचा 


दिवस आहे, .. बिष्वंसाचा. व , उजाडीचा 'दिवस आहे, 
अंधकाराचा.,व उदासीनतेंचा दिवस आहे, अजाचा व 
निबिड अंधकाराचा- दिवस आहे. 3९ तटबंदीच्या 
नगरांविरुद्ध . व. उंच... बुरुजांविरुद्धु रणशिंगाचा व 
रणडन्दाचा हा : दिवस....क्षाहे. १9७':झी मागसांवर 


'संकट ' आणीन; ले: अंघळ्यांसारखे-चार्तील, कारण 


त्यांनी. षरमेश्वराविक्द- पाप. केले आहे; " त्यांचे रक्त 


१ चुन्याच्या घाणीचे ठिकाण 


५५९ 


अ० २९५१-३४८ क ०१ ०-1 बा. 1050. 02. व रट 
१ हे निलेज्ज राष्ट्रा, एकत्र हो, ताळ्यावर ये; 
- २ निर्णय गाहेर पडेल, दिवस भुसाप्रमा अ इंडूत 


* जाईल, परमेश्वराचा क्रोधदिन तुम्हांवर येईल. 
त्यापूर्वी ताळ्यावर या. २ देशांतील सवे. नर . जेनांतो, 
परमेश्वराच्या न्यायानुसार चालणाऱ्यांनो, त्याचा. आश्रंय-- 

जपविकता--वःज्ञत्रता- मत्त “अवलंबन करा; म्हणजे | 
कळ्षवित . परमेश्वराच्या < कोधदिनीं . तुम्ही .. द्छीआड. 


": उई. कारप्य गज्ञाचें विस्मरण पडेल, . अष्छलोत़ :.रान 


अनेल, .अददोदास भर दुपारी, हाकून देतील,. एक्रो 





ले. भापली मेंढरे चारितीलं; अष्कलोनाच्या घरांतून ते 
संध्याकाळी शिऱ्हाडास राहतील, कारण. परमेश्वर 
त्याचा, देव त्यांना भेट देईल बे. त्यांचा बंदिवास 
उलटबीऊ. ८ मवाबारने केळेंठी निदा मी ऐकली आहे, 
अम्मोन बैशजांनीं केलेली निमेत्सेना मी. ऐकली आहे. 
'त्यॉर्नी -माईंया लोकांची निंदा . केली : आहे. आणि 
त्यॉच्या सरहद्दीवर त्यांनी आपल्या. महत्त्वाचा तोरा 
मिरविली. आहे; ९ 'म्हणून सेनोधीक “ परमेश्वर, इसा- 
एलाचा देव, आपल्या. जीविताचीं शपथ वाहून म्हणतो. 
मबाब. सदोमासारखें निवे होईल; अम्मोन वेशज 
ग्रंमोऱ्यासारखे होतील,  खाजकुयरीचें वतन व सिठागर 
हीं सर्वकाळ वैराण होतील;.. माझ्या लोकांचे अवशिष्ट जन 
त्यांस लरितील; माझ्या. राष्ट्राचे अवश्षिष्ट राहिलेले लोक 
त्यांचा ताबा घेतील, १० त्यानी सेनाधीश परमेश्ह्सच्या 
कांस तुच्छ मानिळें 'ब:. त्यांजवर तोरा मिरविला 
म्हणून. त्यांच्या. गर्बाचें त्यांस. हें . प्रतिफळ मिळेल. 
१५ परमेश्वर त्यांस भयावह होईल; एध्वीवरच्या सवे 


दैवतांचा तो क्षय करील; तेव्हां सर्व राष्ट्द्वीपे व 


प्रत्येक जण आपआपल्या स्थानीं त्याला मजेल, 





संफन्या. 





१२ अहो कुझशाच्या रहिवाऱ्यांनो, तुम्हीहि . माझ्या 


तरकोरीने मराल. १३ तो उत्तरेवर आपला हातं 


“चालवून अस्झुराचा . नाड करील; , निनवे वराण राना 
.भ्रसाणें रुक्ष करील. .१४ गुरामेंढरांचे कळप, भूतला 
चॅरील सवे पह्यु, तिच्यामध्ये वसतोल; पाणकोळी व 
तिच्या . खांबांच्या : दिरोगायी. राहतील; त्यांचें 
घुमणें.:खिडक्यांतून . ऐकूं येईल, उंबरठे ओस पडतील 
* कारण त्यार्ने गंधसरूचें लाकूडकाम उघडें केलें आहे 
१५ हीच ती उल्लासी व निधोस्त असलेली नगरी ! ती 
आपल्या मनांत म्हणत असे कीं मीच कायती आहें 
दुसरें कोणीं नाही; ती कशी ओसाड, पु बसण्याची 
जाया झाली आहे :! . विच्याजवळून जाणारा प्रत्येक जण 
तिची छीथू करील वे. तिच्याकडे हातवारे करील 
। १ ती बंडंलोर, श्रेष्ट व॑ बलात्कारी नगरी, तिला. 


| दे. धिक्षार असो! २ तिनें वचन मानिें नाही, थोध 


घेतला. नाहीं; परमेश्वरावर श्रद्धा ठेविली नाहीं 


१ | ती आपल्या देवासमीप आली नाहीं. २ तिच्यांतळे तिचे 


सरदार गर्जना करणारे ,सिंह आहेत, तिचे न्यायाधीश 
संध्याकाळीं बाहेर पडणारे लांडगे आहेत, ते सक्राळच्यासाठीं 
कांही दिक्नक राहूं देत नाहींत. ४ तिचे संदेष्टे बढाहेखोर 
ब॒ विश्वासघातकी आहेत; तिचे याजक पवित्रस्थान 
श्र करितात, ' त्यांनीं धर्मशाक्लाचें अतिक्रमण केलें 
| आहे. ५ तिच्यामध्ये परमेश्वर न्यायी आहे; तो कांहीं 
अन्याय करीत नाहीं; रोज सकाळीं तो आपला न्याय 
प्रकट करितो, चुकत नाहीं; अधार्निकांस तर लाज 


. कशी ती ठाऊक नाहीं. ६ मीं राष्ट्र नष्ट केलीं आहेत, 


त्यांचे बुरूज उद्ध्वस्त. केळे आहेत; मीं त्यांचे रस्ते 
उजाड केले आहेत, त्यांनीं कोणी. जातयेत नादीं; 
त्यांची नगरे उद्‌घ्बस्त केलीं आहेत, कोणी माणूस, 
कोणी रहिवासी, तेथें उरला नाहीं. ७ मी म्हणालो, 
: तिनें मार्थे भय मात्र धरावें, बोध घ्यावा, म्हणजे तिच्या- 
संबंधाने मीं जें कांही ठरविलें आहे त्तदनुसार तिची 
चस्तीं नष्ट होणार. नाहीं; पण त्यांनीं आपलीं सवे दुष्कॉ 

८ परमेश्वर म्हणतो, मी लटीसाठी उटेन 
तोंवर माझी. वाट. पाहा कारण राष्ट्रे एकत्र 


९६५० 


सफन्या 


अ० ११८-हाम्गय १४७ 





जमवावी, राज्ये एकत्र मिळवावी; त्यांवर माझा क्रोध, | जयजयकार कर; यरदालेमकन्ये, मनःपूर्वक उल्रसं ब. 


आझा सर्व संतप्त कोघः: पाडावा हा माझा निश्चय 
आहे; कारण - माझ्या 'रर्ष्येच्या अभीने सवे प्रथ्वी भस्म 
.होडैळ. ९ मी राष्ट्रांस शुद्ध वाणी देईन, व परमे- 
आ्वराची सेंवा-घडावी म्हणून ते संवे त्याच्या नामाचा धावा 


अकेचित्ते करितील; . १०. कुशाच्या 'नद्यांपठीकहून ते 
झआहेया उपासकांस आणितील, ते माझ्या पांगलेल्यांची . 


कन्या मला अपण. म्हणून आणितील. ११ ज्या ज्या 
चांबतींत ते. मजविरुद्ध उल्लंघन करावेंस त्याविषय्री त्या 
दिवसांत तुला लज्नित होण्याचें कारण पडणार नाहीं; 
कारण तेव्हां मी तुझ्या उन्नतीचा अभिमान धरणाऱ्यांस 
ठुह्यांतून . नाहींतसे करीन; * माझ्या. पवित्र पवेतावर 
तूं यापुढें तोरा मिरविणार नाहींस. १२ मी तुजमेथ्यें 
नम्र व गरीब लोक राहूं देईन, ते परमेश्वराच्या नामावर 


श्रद्धा. ठेवितीलळ, १३. इखाएलाचे अवशिष्ट: जन कांहीं. 


अनिष्ट करणार नाहींत, लबाडी करणार नाहींत, त्यांच्या 
मुखांत कपटी जिव्हा आढळावयाची नाहीं; ते चंरतील 


व विश्रांति मिळवितील, कोणी. त्यांस भेवडाबणार नाहीं. 
१४ 'सीयोनकन्ये, उच्च स्वराने गा; हे इख्राएला, . 


१ मुळांत : खांदयाठा खांदा लावून करितील. 


उत्सव कॅर.. १५ परमेश्वराने. तुझा दंड दूर केला आदे, 


तुझ्या शत्रूचें निवारण केळे आहे; इद्नाएलाचा राजा 


परमेश्वर तुजमध्यें आहे; तुला पुनः आअरिष्टाची भीति 
श्रध्त होणार नाहीं. १६ त्या दिवशीं यसरुदालेमात म्हण- 
तीळ, हे. सीयोना, भिऊं नको, तुझे हात गळू देऊं 
नको. १७ परमेश्वर तुझा देव, साहाव्य करणाऱ्या वीरा- 
सारंखा तुझ्या ठायीं आहे; तो तुजविषयीं आनंदोत्सव 
करील;. त्याचें . प्रेम स्थिर .राहील, -तुजविषयीं त्याला 
उल्लस वाटून “तो -गाईल. १८. जे. तुझे लोक सणाच्या 
मेळ्याची?ओठवण करून रडतात त्यांस मी एकत्र 
मिळवीजं; त्यांजवर निंदेचा भार पंडळा आहे; १९ पाहा, 


' त्या सनर्यी-तुला पीडणाऱ्या सवीचा मी समांचार घेईन; जी 


लंगडणारीण आहे तिला मी. बेचोवीन, 'हाकून दिलेलीस 
परंत “आगीन; . अखिर' पृथ्वीवर ज्यांची अप्रतिष्ठा 
झाली आहे त्यांची प्रशंसा वः नांवलौकिक व्हावा असें 
मी करीन. ९० त्या समयीं: मी : तुम्हांस आणून एकत्र 
करीन; तुमच्या डोळ्यांदेखत तुमचा बंदिवास उलट. 
बीन, तेव्हां एथ्वीवरल्या सर्व राष्ट्रास तुमचा लौकिक 


: ब गौर होईल असें मी करीन. 





हाग्यय 


१ दारयावेश राजाच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या 


१ षी सहाव्या महिन्याच्या प्रतिपदेस. यहूदाचा 
'आंताधिकारी शत्तीएळ याचा पुत्र जरूंब्बाबेळ व 


मुख्य याजक यहोसांदाकाचा पुत्र यहोशवा यांस॑ हारंगयं . 


संदेष्ट्याच्या द्वारें परमेश्वराचे वचन-प्राप्त झोठे ते हँ 


२ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, हे! लोक म्हणतांत* कीं . 





मंदिर ओसाड पडे असून तुम्ही स्वतः पिल्या 
तक्तपोक्षीच्या घरांत राहावे. असा संमय आहे. काय १ 
५ आंतां सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही “आपल्या 
मार्गाकडे लक्ष पुरवा. ६ तुम्दी पुष्कळ पेरणी. करिता (पण 
हातीं. थोडें 'लागते; तुम्ही खाता. पण. तूत होत नादी; 


वेळ अजून आली नाहीं, परमेश्वराचे मंदिर बांधण्याची घालिती ण व 


बेळ अजून आली नाहीं. ३ तेव्हां परमेश्वराचे वचने, 


हाग्गय संदेष्टयाच्या द्वारें प्रात झालें तें असें; ४ इकडे | 
२९६१ 


११ 








७ सेनाधीश. परसेंश्रर ! “असे म्हणतो को तुम्ही 


अ०.११७-२:१४ 





आपल्या मार्गाकडे . लक्ष लावा 
लाकडे आणाब मंदिर बांधा; त्यानें. मी. प्रसश्न होईन 
व. माझा महिमा प्रकट करीन, असें परमेश्वर .. म्हणतो. 
९ . तुम्ही पुष्कळाची अपेक्षा. केली पण: हातीं 
थोडें लागलं; जें तुम्ही धरी आणिलें त्यावर मॉं. फुंकर 
घातला; हें. कां, असें सेनाधींश& परमेश्वर - म्हणतो. 
कारण हेच कीं माझें मंदिर ओसाड पडलें असून तुम्ही 
प्रत्येक. आपापल्या: . घरासाठीं.:-घडपड.. करील आहां; 
:१०, म्हणून. तुन्दांमुळें. --आकाशाने ::द्दिवह. आवरून 
शरिळे आहे,. भूमीने: आपला - उंकज ' आवरून. धरिला 
आहे. ११ मीं. देशावर अवर्षण “ओलाविले*-:आहे; 
खतेतांवर,- पिकांवर, द्राक्षारसाबर,- :तेलावर;: - भूमीच्या 
छग्रजावेर, :म्राथसांवरं, फरशांवर ,व: तुमच्या ::हात्तच्य़ा. सवे 
कमाडवर अबन्षेम बोलाविले आहे. प 

१२ तेव्हां शल्तीएलचा पुत्र जरून्याचेळ': व. सुख्य 
याजक - यहोसादाकांचा . पुत्र: यहोद्वा : आंत्रीं “सवे :अव- 
क्षिश लोकांसह आपूला : देव  परमेश्हह- याच्या. वाणीस 
मान. दिला, आपला'..देव परमेश्वर य़ाले' पाठविलेल्या 
'हाश्गय संदेष्ट्याची. बंचर्ने- मानिली. आणि; ते. ,लोक 
परमेश्वरासमोर भीतीनें वर्दे लाग्रले:. १ ३. भग. : परमे- 
श्वराचा निरोप्या हास्गयय यानें परमेश्वराचा निरोप 
लोक्रांस कळविला; तो म्हणाला, मी वुम्हांबरोबर आहें 
असें परमेश्वर म्हणतो. १४ यहूदाचा प्रांताधिकारी 
शल्तीएळ याचा पुत्र जरूब्बानेल,... मुख्य यांजक 
यहोसादाक याचा पुत्र यहोशवा व सवे अवशिष्ट लोक 
यांच्या. आत्म्यांस. परमेश्वराने स्फूर्ति दिली;'. तेव्हा ते 
जप्कन. आपला. देव... सेनाधीशा परमेश्वर, याचें मंदिर 
ब्रांधण्यांच्या. कामास, लयळे; १५ हें दारयांवेस - राजाच्या 


> 0 सातव्या महिन्याच्या एकविसाव्या. दिवशीं 
* हाग्गय, संदेष्याच्या. द्वारें, परमेश्वराचे वचन प्राप्त 
:>३२ झालें. ते असें: .२ .आतां., यहूदाचा प्रांताधिकारी 
अटतोएल -याचा: पुत्न -जल्न्याबेल,.- मुख्य. याजक. यहो- 
सादाक याचा: पुत्र. यद्दोशरवा आणि अवशिष्ट लोक यांस 






८ डोंररावर जाऊन 


असें विचार : ' ३ ज्याने या मंदिराचे. पूर्वीचे वैभव 
पाहिलें :-आहे. असा :ऱ्तुमच्यामर्ध्ये. कोणी. उरला आहे 
काय १ -आतां .त्याची:*काय दशा तुम्हांस दिसते £ तें 
झल्य झालें-आहे असें तुमच्या नजरेस-पडत नाहीं काय 
४. हे जरून्बाबेला, हिम्मत. धर, असें परमेश्वर म्हणतो; 
हे. मुख्य माजका, ' यहोसादाकाच्या पुत्रा. यहोशवा. 
हिम्मत धर; परमेश्वर म्हणतो, देशांतल्या सवे. रहि 
बाशांनो, हिम्मत धरा व कामास लागा; मी तुम्हांबरोबर 
आहें असें सेनाधीझ॑ परमेश्वर म्हणतो. ५ तुम्दी मिसर 
देशांतून निघालां तेव्हां तुम्हांबरोबर केलेला करार कायम 
आहे व माझा आत्मा तुमच्या ठायीं कायम आहे; पुम्दी 
भिऊं नका. ६ कारण. सेनाधीशा परमेश्वर असें. म्हणतो. 
आणखी एकदा लक्‍्करच मी. आकादा. व पृथ्वी, 
समुद्र ब्र कोरडी जमीन, हीं हालवून सोडीन; ७ मी सवे 
राष्ट्रांस : हालवून -सोडीन म्हणजे सत्रे राष्ट्रातीळे निव्रडक 

:र्‍्येतील; आणि मी हें मंदिर घेभवानें भरीन, असें 
सेमाधीश परमेश्वर म्हणतो. ८ रुपें. मार्श. आहे, सोनें 
माझें आहवे, असें सेनाधोश परमेश्वर म्हणेतो. ९ या 
मंदिराचे शेवटळें वैभव पहिल्यापेक्षा श्रेष्ठ होईल, असें 
सेनाधीझ. परमेश्वर म्हणतो; मी या स्यळाला शांति 
देईन, असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 

१० दारयावेशाच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या वर्षी 
नवव्या. महिन्याच्या चोविसाव्या दिवशॉ ह्म्गय 
संदे्ट्यॉल्या द्वारें परमेश्वराचे हें वचन आलें. ११ सेना- 
घीझ परमेश्वर असें म्हणतो, याजकांस शास्रार्थ विचारा 
कीं १२ कोणी समर्पित मांस आपल्या वस्त्राच्या पदरांत 
घेऊन: जात. असतां त्याच्या पदराचा भाकरीला, काल 
चणाला, द्राक्षारसाला, देलाला दिंवा . इतर कोणत्याहि 
अन्नाला :- स्पत्री झाळा तर ते. परक. होईल, कार्ये £ 
तेव्हां. याजकांनीं. " नाहीं.” असें. उत्तर दिलें. १ ३.मग 
हामाय म्हणला, .प्रेताचा स्पर्धे :झाल्यासुळें.: कोणी अशुद्ध 
झालेला - यांपँक्तीं _.कशासहि - शिवला तर .तें अशद्ध . 
होईल ना? तेव्हां याज़कांनाँ “ होईल? असें उत्तर 
दिळें. १४ हाम्ययानें.. म्हटलें, परमेश्रर. म्हणतो कीं 

१ अथवा: राष्ट्रांचा इष्टविषय येईल 





५६्श 


हाग्गय-न्नखऱ्या 


० 


का:  जोकांची.:व..या राष्ट्राची माझ्या दृष्टीनें अक्ीच 


शेत्रति.ताहे, आणि त्यांच्या हातचें प्रत्येक काम असेंच 





मंदिराचा' दगडावर... दगड रचण्यापूर्वीची, जी स्थिति 
ती विच्याकडे लक्ष. -पुरवा; १६ त्या सर्व दिवसांत 
कोणी ,वीस. मापे. धान्याच्या राझीकडे गेला तर त्याच्या 
ह्राती दहा. लायत; . द्राक्षाकुंडांतन पन्नास पात्रे भरून 
काढावयास गेळा. तर त्याला वीसच मिळत. १७ मीं 
वुम्दांवर, तुमच्या हातच्या सवे कामांवर तांबारा, मेरड 
ब भारा ह्यांचा मारा. केला; तरी तुम्हांतला एकहि मज- 
कडे वळला नाही, असें परमेश्वर म्हणतो. १८ यास्तव 
भाजपासून मागच्या म्हणजे नवव्या महिन्याच्या चोबि- 
साव्या तारखेस परमेश्वराच्या मंदिराचा. पाया घातला 
त्या मागच्या, काळाकडे लक्ष पुरवा. १९ कोठारांत कांहीं 


आआहे>:तेवें . ते जें अर्पण करितात ते अथ्रद 
आहे; 3५: आजपासून मागची, म्हणजे परमेश्वराच्या 


अ० २५१४-मेखऱ्या:१५%० 





धान्य: आलें. आहे काय १' द्राक्षालता, अंजिराचें “झाडं, 
डाळिंब वःजैतून यांत कांहीं: फळ आले. नाही: आजच्या 
दिवसापासून मी तुम्हांस आशीवाद देडेन. चर. 


२० : महिन्याच्या चोविसाव्या दिवशीं. हाग्गयाला 
परमेश्वराचे वचन दुसऱ्याने प्राप्त. शार्ठे कीं २१: गहूदाचा 


"प्रांताधिकारी जरूव्याचेठ यास ' सांग : मी. आकाह 


व पृथ्वी हीं. हालवून सोडीन; २२ मी राज्यांचे तक्त 
उलथून, टाकीन, राष्ट्रांच्या राज्यांचे. बळ. नट करीन; 
रथ- व रथी उलथून टाकीन; घोडे व त्यांवरचे स्वार 
पतन पावलील, प्रत्येक -आपल्या भावाच्या. तरवारीने 
अडेल. २३ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो: त्या 
दिवशी, हे. जरून्बाबेला, शत्तीएलाच्या पुत्रा, माझ्या 
सेवका, मी तुला घेऊत सुद्रेच्या अंगठीसारखें करीन 
असें परमेश्वर म्हणतो; कारण भीं तुला. निवडिळें- आद्दे, 
असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 





जखऱ्या 


१ दारयावेशाच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या वर्षी 

६ आठव्या महिन्यांत इद्दोचा पुत्र बरेल्या याचा पुत्र 
जखऱ्या संदेष्टा याला परमेश्वराचे वचन प्राप्त झालें 

तें हें: २ परमेश्वर तुमच्या वाडवडिलांवर फार 
कोपायमान. झाला; . ३ म्हणून तं. त्यांस असें सांग: 
सेनांधीशञ परमेश्वर. म्हणतो: मजकडे वळा म्हणजे 
भी तुम्हांकडे वळेन, असें सेनाधीहा परमेश्वर म्हणतो. 


४ तुम्ही आपल्या पूर्वेजांसारखे होऊ॑ नका; त्यांस 


-यूर्वीच्या संदेष्ट्यांनीं कंठरवारने सांगितळें कीं सेनाधीश 
परमेश्वर म्दणतो, आपल्या कुमार्गापासून व॒ आपल्या 
दुष्कमौपासून परावृत्त व्हा; पण त्यांनीं माझें ऐकले 
नाहीं, . मनावर घेतलें नाहीं, असें परमेश्वर म्हणतो. 
५ तुमचे पूवेज आतां कोठें आहेत १ संदेटे तरी 
सवेकाळ जगतात. काय १ ६ असें असतां माझे सेवक 


म्हणजे संदेषटे त्यांस जी वचनें ब नियम मी. आज्ञापिले ' झुडपांत उभें 


होते. त्यांनीं तुमच्या पूर्वेजांस -गांठिळें नाहीं काय - १ 
तेव्हां .त्यांदी वळून म्हटळें, ' आमचा आंचार व कमे 
यांप्रमाणे आमचें करण्याचा सेनाधीश& परमेश्वराचा 
मानस होता त्याप्रमाणें त्यानें आमचें केले आहे. 

७ दारयावेशञाच्या कारकीर्दीच्या “दुसऱ्या वर्षी अक- 
राव्या म्हणजे शबाट महिन्याच्या चोविसाव्या दिवशीं 
इद्दोचा पुत्र बरेख्या याचा पुत्र जखऱ्या संदेष्टा याला 
परमेश्वराचें वचन प्राप्त झालें तें हें: ८ मला रात्री दृष्टांत 
झाला तो. असा: एक मनुष्य तांब्या घोल्यावर स्वार 
झाला असून तळबटींतल्या मेंदीच्या झुडपांमर्प्ये उभा 
होता; त्याच्यामागे तांबडे, सावळे व पांढरे घोडे होते. 
९ मी म्हणालो, माझ्या प्रभू, हे कोण आहेत? तेव्हां 
मजबरोषर भाषण करणारा दिव्यदूत म्हणाला, हे कोण. 
आहेत तें मी तु दाखवितो. . १०  तेन्हे' मेंदीच्या 
शुरषारने उत्तर दिलें की 


९६३ 


खअ० १५१०००२४१३: 





. केरी करण्यासाठी “परमेशंराने ज्यांस पाठविलें . 
'ति हे: ११ तेव्हां. त्यांनी - अॅदीच्या * झुडपांत-:: उमे. 
असलेल्या परमेश्वराच्या. :दिव्यवूताला उत्तर विळे -कीं): - 


"आम्ही प्रथ्वीतून फेरी करून आलो. आहो; पाहा; 
.पथ्वी स्वस्थ व शांत बसली आहे. 


१२ तेव्हां परमेश्वराचा. दिव्यदूत म्हणाला, हे सेनांधीश . 


"परमेश्वरा, तूं आजे सत्तर वर्षे यरुशलेम व यहूंदाचीं नगरे 
-यांवेर कोपायमान झाला आहेस; त्यांवर तूं कोठवर करुणा 


करणार नाहींस £ १३ तेव्हां मजबरोबर भाषण करणाऱ्या 
'दिब्यदूताला परमेश्वर. चांगंछे वै 'सांत्वनदायक 'शब्द : 
बोलला. १४ मग मर्जबरोबर भाषण करणारा दिव्यंदूत . 
मेला. म्हणाला, असें जाहीर कर की -सेनाधीश परमेश्वर 
म्हणतो, यरदाळेम व सीयोन यांविषयी: ' अतिशयिते । * 
दैष्यायुक्त. झालों आहे. १५ जी राष्ट्रे स्वस्थ आहेत. त्यांवर 


माझा राग फार पेटला आहे; “कारण “मी थोडासा 
रागावलों होतों पण त्यांनीं अरिष्ट वीढविळें. १६ यास्तव 
परमेश्वर. म्हणतो, भी करुणायुक्त होऊन पुळ; 

छेमाकडे वळत आहें; त्यांत मार्झे मंदिर बांधितीळे असें 
सेनाधीश परमेश्वराचे म्हणणें आहे; यर्छलळेमावर 
-मापनसूत्र लावितील. 
सेकचीरा ::परमेश्वर म्हणतो, माझी :नगरें पुनः सुबत्तेने 


भरून जातील; परमेश्वर पुनः: सीयोना्चे. सोत्वन करील, 


. त्तो.पुनः-यर्दाठेसास निवडी, 


१८ मीं-आपले डोळे - वरु करून. पाहिलें तों पाहा, 


शार. »रेमें दृष्टीस पढर्ठी.. १९. 'मजब्रसेबर भाषण 
करणाऱ्या दिव्यदूताला: मीं :विचारिलें, "ही. काव आहेत £ 
स्यानें मला म्हटलें, ज्यांमुळे यहूदा, इन्नाएल व यरुशलेम हीं 


परागंदा झालीं आहेत तीं हीं » रंगे, २० आणखी परमेश्वराने 


मळा चार लोहार दाखविळे, २१ मीं विवारिलें, यांचें 
येथें काय काम ६ तो मला :म्हणाला, ज्यांनीं यहूदास 
यरागंदा. करून कोणास आपलें डोकें वर काढू दिलें 
नाहीं तीं. हीं रंगे आहेत; परंतु आतां त्यांस भेदरवून 
“सोडावे व ज्या राष्ट्रांनी यहूदास . परागंदा करण्यासाठीं 
त्याच्या: भूमीबिरुद्ध : आपळें »रंग उच्चठिलें त्यांची र्रॅगें 
पाहून टाकावीं म्हणून हे आले आहेंत. न 


१७. पुनः पुकारून सांग की 


'आहे. 


, १ भी आपले डोळे. वर करून पाहिलें तों पाहा 
एक मनुष्य हातांत मापनसूत्र घेऊन उभा आहे. 
२ तेव्हां मीं विचारिठें, त्‌ कोठें जात ऑहेस ? तो 


'| मला म्हणाला, यस्दाळेमारचे माप घेण्यास म्हणजे त्यांची 


लांबीरुंदी पाहण्यास मी जात आहे. ३ “आणि पाहा, 
मजबरोबर-भाषण करणारा. दिव्यंदूत जाऊं. लागला तेव्हां 
दुसरा दिव्यदूत त्यास भेटावयास आला. ४ तो त्यास 
म्हणाला, घावत जाऊन त्या तरुणास असें सांग, यरूद 


लेमांतः मनुष्ये व गुरेंढोरें फार झाल्यामुळें विस्तीर्ण 
मैदानांत: होते तज्ञी त्याची वस्ती होईलं. ५ परमेश्वर 
म्हणतो, त्याच्या. सभोवार मी. त्याला अभीचां कोट 
'होईन, व त्याच्या ठायीं मी तेजोरूप होईन: 


६ अहो, तुम्ही उत्तरेकडील देशाहून पळून या, असें 


परमेश्वर . म्हणतो; मीं तर तुम्हांस आकाशांतील चारी 


वॉऱ्यांप्रमाणे चोहोंकडे विखरिळें आहे, असें परमेश्वर म्हणतो. 
७ अगे सीयोने, बाबेलकन्येबरोबर राहणाऱ्ये, आपला 


]:बच्चाब्र कर. ८ ज्या राष्ट्रांनीं तुम्हांस लटिलें त्यांच्याकडे 


श्रताप मिळविण्यासाठी, त्यानें मला पाठविलें आहे; 


कोणी तुम्हांस स्पशन करील तो त्याच्या डोळ्याच्या 


बुबुळालाच सपशर करील; कारण सेनाधीशा परमेश्वर 


महणतो: : ९ पाहा, मी आपला हाल त्यांजवर उगारीन, 


'व॒ त्यांची सेवा. करणारे त्यांस लटतील; तेव्हां. तुम्हाला 
समजेल... कीं. सेनाधीश परमेश्वराने - मला पाठविलें 
१० हे. सीयोनकन्ये, जयजयकार व उल्लास 
कर; कारण पाहा, मी. येईन, मीः तुझ्यांत वस्ती करीन, 

परमेश्वर म्हणतो. ११ त्या दिवसांत बहुत 
राष्ट्रें परमेश्वराला येऊन मिळतील व साही. प्रजा 
बनतील; मी तुझ्या ठायीं वस्ती करीन, मंग. तुला 
समजेळ कीं. सेनाधीदा परमेश्वराने मला तुजकडे 
पाठविळें आहे. १२ परमेश्वर पवित्र भूँमीतला' 
आपल्य त्रांटा म्हणून यहूदाचा तावा घेडेळ व. पुन: 
यरुझळेम निवडील. १२ संव मनुष्यहो, परमेश्वरायुंदे 
स्तब्ध व्हा, कारण तो आपल्या पवित्र निवासांतून 
उठला आहे. 


:_१ मुळांत: प्रतापांच्या मागे, त्याने 


«६४ 


अं० ३५१-४:१४ 





कृ तेव्हा मुख्थ याजक यहोदवा. हा परमे 
३ श्वसच्या दिव्यदूतासमोर उभा “आहे. व त्याचा 
विरोध करण्यासाठीं सेतान त्याच्या उजवीकडे उभा 
आहे; अर्से त्याने.“मला दाखविलें. २: मग परमेश्वर ' 
सैतानास!- म्हणाला;. अरे सैताना, परमेश्वर तुला धमकी! 
देवे; यरूकळेम. आपलेसे करणारा : परमेश्वर तुला 


घेमकी- देवो; ह्या  अंम्रींतून  काढिलेळें.: कोलीत नव्हे: 
काय ? ३ यहोशवा मलीन वल्लें- परिधान करून त्या. 
दिव्यदूतापुढें उभा होता. ४ं त्यांच्यासमोर जे उभे: 
होते त्यांस तो उत्तरादाखल. म्हणाला, त्याच्यावरंची 
मलीन वक्ते काढा. तो त्यांला म्हणाला, पाहा, मीं 
तुझा. अधंमे तुजपासून दूर केला आहे, मी तुला. 
उंची पोशाख: घालीत आहें. '५ मीः म्हगालों, त्याच्या 
डोक्याला त्यांनीं: स्वच्छ मंदील घालावा. तेव्हां त्यांनीं 
त्याला स्वच्छ मंदील व. पोशाख घातला; आणि परमे 
श्वरांचा दिव्यदूत जवळ उभा होतो. ी 

६ परमेश्वराच्या दिव्यदूताने यहोशवास प्रतिज्ञापूवेक : 


सांगितलें की ७ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, तू माझ्या ' 


मागन चाळूनं तुला मीं सोपलेंठें सवे संभाळिळें तर तूं! 


माझ्या मंदिरांत ' न्याय करिशींलळ व माझ्या अंगणाचे | 
रक्षण करिशील व येथे उभे असणाऱ्यांत तुझें जाणें- : 
येणें होईल असें मी करीन. ८ आता. हे मुख्य याजका, 


यहोशवा, तू..व तुजबरोबर बसणारे तुझे सोबती 
बुम्ही ऐका; तीं मनुष्ये व्िन्हादाखल आहेत; पाहा, मी 
माझा सेवक जो कोंब त्याला आणितों. ९ मीं. यहोशवापुढें 
ठेविलेला. चिरा पाहा; एका. चिऱ्याला सात डोळे आहेत; 
पाहा, सेनाध्रीश परमेश्वर म्हणतो;..म्री «त्यावर नककी 
खोदीन व त्या देशाचा . अधर्म....एका. दिवसांत. दूर 
करीन. १०. सेनाधीशा परमेश्वर म्हणतो, त्या समयीं 
तुम्ही प्रत्येक आपल्या शेजाऱ्यास द्राक्षीच्या.. वेलीखालीं 
ब अंजिराच्या झाडाखालीं येण्याचें आमंत्रण कराल. . ' 
१ मंग मजबरोबर भाषण करणारा दिव्यदूत 
९४ मजकडे पुनः आठा व जसें झोपेतून एकाद्यास जागे 
करितात तसें त्यानें मठा जागें केळे. २:त्यानें मठा 


'असा भजर करीत. कोनदिला पुढें आणील 
"परमेश्वराचे वचनं मठा.प्राप्त झालें तें हें की, ९ जरूल्बा 
बेलाच्या हातांनी. ..यो. मंदिराचा 


विचारिळें, तुझ्या र्टीस काग्र पंडते १ मी म्हणलो, माझ्या 
इृष्टीस असें पंडतें कॉ. एक संबंध सोन्यः्चा 'दीपॅग्रक्ष' आहें, 
त्याच्या शिरावर एक कटोरौ-- असून7त्याली सात. दिवे 


आहेत. ब त्याच्यावरील *सार्त दिव्याला." सांत नळ्या 
रआहेत; ३ आणि--त्याच्याजवळ-कटोऱ्याच्या उजव्या व 
"डाव्या बाजूंस दोन. . जैतुनाचीं. झाडें आहेत. ४ : तेव्हां 


भजबरोबर भाषण 'करणोंम्या " दिव्येदूताला मीं: विचारिलें. 
माझ्या. प्रभो, ही कार्य - आहेत? ५. मजबरोबर भाषण 
करणारा दिव्यदूत मला 'म्हणाला, हीं काय. आहेत हें 
तुला ठाऊक नाहीं कय १ मी म्हणालो, नाहीं, माझ्या 
स्वामी. ६ तेव्हां त्यानें मंलां उत्तर केलें: जखून्बा- 
बेलासे परमेश्वराचे, हे वचन आहेः बलाने नव्हे, 
पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धि 
होईल असें सेनाधीद परमेश्वर म्हणतो. ७ हे महान 
पर्वैता, तुं. काय आहेस १ जरून्बाबेलापुढें * तूं सपाट 
मैदान होशील; वतो त्यावर. अनुग्रह, त्यावर अनुग्रह, 
८. मग 


पाया घातला, 


त्याचेच हात ते बांघावयाचे पुरे करितील; 


'सेनीथीश परमेश्वराने मला तुम्हाकडे पाठविलें आहे हे 


'तू॑ समजक्तील. १० तर. कार्याच्या अल्पारंभाचा दिवस 
कोणी तुच्छ मानितो काय १ ते. सात डोळे. जरूब्बा- 
बेलाच्या हातांतील :.ओळंबा आनंदानें पाहतील; ते 
परमेश्वराचे डोळे जगभर फिरत असतात. 

११.मग.मीं त्याला विचारिळें, दीपत्रक्षाच्या उजव्या- 
डाब्या-बाजेस: डी- दोलंत्येवुनरची "ती य 
१२ दुसऱ्याने सीं .त्याल्य :ब्रिचारिलें, यादोन' सुवणो- 

तोव्यांजवळंच्या' : घवर्णरूप, . तेळाचा . : प्रवाह 

खवणार्‍्या':ह्या दोन ऊेतुनाच्या- फांद्या . काय' आहेत :£ 
$३ त्यानें मंठा: म्हटल त्याः काय. आहेत हें तुला 
'ठाऊक नाहीं कांय? मी. म्हटळे:- नाहीं, माझ्या स्वामी, 
१४ तेव्हां त्यानें म्हेटर्ळे, अखिल एश्‍्वीर्च्या: प्रभूजवळ 
उभे राहणारे हें दोन अंभिषिकत आहेत. 





९६५ 


अ० ५९9 -९६५१% 


_ -जस्वऱ्या 





:": पैत्रमीं पुनः डोळे वर: करून पाहिलें तों पाहा, 

- (२ एक उडता-पट-दृष्टीस पडला. २ न्यानें. मळा :क्चा- 
रिले, तुला काय . दिसतें: मी, म्हणालो मळा एक 
उडता पंट:- दिसतो; ह्याची लांबी बीस हात व संत्री दहा 


* हात आहे. :३- तो मला म्हमाला,.. या सवे देशाला- प्राप्त 


होणारा झाप तो हा पेट आहे; चोरी-करणाऱ्या- सर्वांस या 


ळेखानुसार एका बाजूने घालक्तीछ. व खोटी शपथ वाह- 


णाऱ्या सर्बांस या ठेखानुसार:दुसऱ्या बाजूने घालबितील, 
४ .सेनाधरीश. -परमेश्वर म्हणतो, मीं हा. पठ चालविला 
भाहे; तो..चोराच्या घरांत व माझ्या -नामाची' : खोटी 


शपथ, घेणाऱ्याच्या घरांत शिरेल; तो.. त्याच्या 


बिऱ्हाड ...देऊन राहील . आणि त्याच्या तुळ्यांचें. व 
'विऱ्यांचें भस्म.करील. . _.. 

५ मग मजबरोबर. भाषण: करणारा दिव्यदूत पुढें येऊन 
मला म्हणाला, आतां आपले डोळे. वर करून काय जात 
आहे तें पाहा. ६ मीं. विचारिलें, :हें. काय आहे? तो 

ही चालली आहे ती. एक्र एको आहे. आणखी 
त्याने रटलें क्री ही सर्व देशभर त्योचे प्रतिरूप. आहे; 


_ ७ मॉ. आणखी पाहिलें .तों शिशाचे वाटोळे झाकण. 
काढिले असून एकामध्ये एक क्ली बसलेली आहे असें: 
माझ्या इृटीस पडलें. ८ मग तो म्हणाला, ही त्री दुष्टता. 


आहे; तेव्हां. त्यानें तिला एफामध्यें कोंबून तों 
शिझ्याचें वाटोळे झाकणे. बसविलें. ९. मग मीं डोळे वर 
करून पाहिळें तों पाहा, दोन त्रिया निघाल्या, त्यांच्या 
पंखांत वारा भरलेला होता; त्यांचे पॅख करकोचाच्या 
पंखांसारखे होते; त्यांनीं ती एफा उचछून आकाझ्य व पृथ्वी 
यांच्या .मधल्या मागाने नेली. १० मग मजबरोबर भाषण 
करणाऱ्या दिव्यदूताला मीं विचारिळें : ते ती एफा घेऊन 
कोठें जात आहेत ? ११ तो मला म्हणाला शिनार देशांत 
तिजसाठी. घर बांधावे म्हणून ती ते नेत. आहेत; तें 
तयार झालें म्दणजे तो तेथें तिच्या स्थानीं स्थापितील. 

१ पुनः मीं आपले डोळे वर केले तों पाहा, 


द्‌ दोम पबेतांमधून चार रथ येत आहेत असें. दिसले; 


:.५_ते.पत्रेत पितळेचे होते. २ पहिल्या रथाला तांबडे 
१ एक माप. २ पाठमेद त्यांचा अधर्म 


घोडे होते; दुसऱ्या पील कल्ले क कका कन्या का त 
रथाला पांडरे घोडे होते; व चबथ्या रथाला कबरे 


'ठालसर घोडे होते. ४ तेव्हां मजबरोबर भाषण करणा: 


ऱ्या दिव्यदूताला मीं. विचारिलें, माझ्या त्वामी, हे काय 


आहेत १ ५ दिव्यदूतानें मळा उत्तर केलें; हे आकाझांतले 


चार वौरे. आहेत; ते अखिल. पृथ्वीच्या प्रभूच्या 
हुजुरासः असून आतां बाहेर निघत आहेत. ६ काळे 
घोडे असलेला. रथ उत्तर देशी जात आहे; पांढरे घोडे 
त्यांच्या मागून मागून जात आहेत; कबरे घोडे. दक्षिण 
देशीं. जात आहेत. ७. तांबडे घोडेहि बाहेर गेले; त्यांचा 


:पृथ्वीभर फिरण्याचा रोख होता; त्यांस लो. म्हणाला 


चला, प्रथ्वीवर फिरा. तेव्हां ते पृथ्वीवर फिरले 
८ मग त्यानें मला हाक्र मारून म्हटळें, पाहा, उत्तर देशी 
जाणाऱ्यांनीं उत्तर देशांत- माझा आत्मा शांत केला आहे. 
९. मग परमेश्वराचे वचन मला 'प्राप्त..झाळें. कॉ 
१० बंदिवासांतून आलेल्या लोकांपैकी हेल्दय, तोबीया 
व॒यंदया यांच्या माणसांस. बरोबर घे; ते ब्राबेलाहून 


.येऊन सफन्याचा पुत्र ,योज्ीया याच्या घरीं. उतरे 


आहित तेथे. आजच्या झाज. जा; ११ सोनेंगपें.. घेऊन 
सुकट घडीव .व॒ती यहोसादाकाचा पुत्र यहोदावा मुख्य 
याजक याच्या मस्तकीं घाल. १२ त्याला सांग कीं 
सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, पाहा, एक पुरुष, ज्याचें नांव 
कोंब असें आहे. तो आपल्या स्थानीं उगवेल व तो पर- 
मेश्वराचें मंदिर बांधील; १३ तोच परमेश्वराचे मंदिर 
बांधील; तो वैभवशाली होईल वं आपल्या सिंह्यासनांवर 
बसून सत्ता चालवील; तों आपल्या सिंहासनावर 
याजकहि होईल; या दोहोंत शांततेची स्लामसलत 
होईल. १४ तो मुकुट हेलेम, तोबीया, यदया व सफ- 
न्याचा पुत्र हेन यांचें परमेश्वराच्या मंदिरांत स्मारक 
होइल. १५ मग जे दूर आहेत ते येतील द परमेश्वराचे 
मंदिर बांधण्यास हातभार लावितील आणि सेनांधीश 
परमेश्वराने मला. तुम्हांकडे पाठविळें आहे हें तुम्हांला 
कळून येईल. . परमेश्वर तुमचा देव याचें तुम्ही लक्ष 
देऊन ऐकाल तर हे घडून येईल. 

*:१ अथवा: आते. 


९६६ 





| १ ' दारंयावेश रांजाच्या कारकीर्दीच्या चवथ्या 
(७वर्षी असें झाळें कीं नवव्या म्हणजे किसलेव 

महिन्याच्या चतुर्थीला परमेश्वराचे वचन जखर्‍्यास 
शरप्त झाळें. २ तेव्हां बेथेल्करांनी शरेसर, रगेम्मेळेक 


व. त्यांचे लोक यांस परमेश्वराचा अनुग्रह मागण्यास 
३ आणि 'सेनाधीश परमेश्वराच्या मंदिरांत राहणारे 


योजक व संदेष्टे यांस असें विचारण्यास पाठविलें कीं 


आम्ही वंषोनुवषे करीत आलों तसें पांचव्या महिन्यांत 
एकांती बसून रुदन करावें काय १ ४ मग सेनाधीद 


परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झालें कीं ५:तू या देशां- 


तींलः संत्रे लोऊओांस व योजकांस विचारंः तुम्ही सत्तर 


वर्षे पांचव्या व सातव्या. महिन्यांत. उपोषण व . रुदन 
केळें तेव्हां खरोखर मोझ्यासाठीं उपोषण केलें :काय 
६ . तुम्ही 'खातांपिता' तेव्हां आपल्याचसाठी ., खाल: 
पीत नाहीं काय? ७ 'यदशलेमे. वसळेलें व. आबादीआबाद 
होतें :आणि त्याच्यासभोबंतांठचे मांद; तर्सेचः ळुस्तिण 
देश व तळवट “यांत : वस्ती. होती -तेव्हा परमेश्वराने 
पूर्वीच्या “आपल्या: संदेष्टयांच्या. द्वारें जीं वचनें पुकारून 
सांगितली ती हीं नव्हत काय र. :.: 


अ० ७:१-८११ 4 


त्यांचा देश उजाड झाला आहे; त्यांतून कोणी :-जात- 
येत नाहीं; कारण त्यांनीं उत्तम भूमि वैराण केली. आहे. 

१ मग सेनाधीदा परमेश्वराचे वचन मला आप्त 

.€& झालें कॉ २ सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, सीयोना- 

संबंधाने सी. अतिरायित- इेष्योयुक्त . झालों आहें; 

तिच्याकरितां 'संतप्त आवेशाने भी इष्यीयुक्त झालों आहें. 

३ परमेश्वर असें म्हणतो, -मी सीयोनास परत आलों आहें, 


-मी: यरूधळेमांत वस्ती करणार; यरूशलेमास सत्य नगर 


म्हणतील व . सेनाधीद्व.. परमेश्वराच्या पवेतास पबित्र 
गिरी म्हणतील. . ४ सेनाधीद:; परमेश्वर म्हणतो, म्हातारे 


- व. म्हाताऱ्या, यरूशळेमाच्या : गाल्ल्यांत आपल्या. . बुद्धा 
*काळामुळें हातीं .. काठी : घेऊन . बसतील..: ५-. नगराच्या 


ग्ल्ल्यांती खेळ खेळणाऱ्या. मुलामुलींची... मर्दा होईल. 
६ सेनांधीहञ परमेश्वर म्हणतो, : त्या दिवसांत या :अव- 


ऐेद्षिष्ट . राष्ट्रास ही: गोष -अचंब्यांची . वाटते. म्हणून 
,माझ्याहि . दृष्टीने -अवेब्याची::.. होईल... काय 


ञसें 
खेनाधीच . परमेश्वर . म्हणतो. .< ..७ --सेनाधीश परमेश्वर 
'इृहणतो;: भी: आपल्या लोकांचा :उगवतीकडहून व. मावळ- 
-तीकडून-:उद्घार: करीन;-.८:-मी त्यास घेऊन..येंडेन व 


८ मय. परमेश्वराचे वचन जंखर्‍्यास प्राप्त झाळें कीं. तते... यहदाळेमांत वस्ती कारेतील,.. आणि सत्याने. व 


९ सेनाधीश परमेश्वर म्हणाला आहे: तुम्ही खरा न्याय 


करा, व एकमेकांस प्रेम व :कहणा: दाखवा; १० आणि | : 


विंधवा, अमाथ, परके व: निराश्रित यांवर जुलूम करू 
नका व आपल्या भावाला इजा करण्याचें मनांत आणूं 
नका; 9१ पण ते. ऐकतंना, 
केली. व ऐकू नये म्हणून कान बंद केळे. १२ पूर्वीच्या 
तंदेषट्यांच्या द्वारें सेनाधीरॉ' परमेश्वराने. आपल्या 
झोल्म्याच्या द्वारा पाठविलेले धर्मशाल्र व वचने: ऐकू नयेत 
गदणून - त्यांनी. आपटे मनः पाषाणासारखें कठीण केलें 
होस्तव॑ सेंनाधीझहे परमेश्वराचा त्यांजवर मोठा!” कोप 
ह्ताळा. १३ तेब्हां असें झालें कीं तो हाक भारीत 
असतां त्यांनी शऐैकळें: नाही, म्हणून ते हाक मारितीळ 
वैरी. मो. ऐकाबयाचा नाहीं, असें. सेनाधीश परमेश्वर 
हणतो. १४: जीं राष्ट्रे त्यांच्या ओळखीची नाहींत 
त्यांमध्यें : आरी : त्यांस वावटळीनें उडवीत. त्यांच्यामागे 


त्यांती मान. ताठ. 


धमाने ते माझे. लोक होतील व मी त्यांचा देव होईन... 

-९ सेनाधीदा परमेश्वर: म्हणतो, . सेनाधीश. परसेश्वराचे 
मंदिर. बांधार्वे . म्हणून त्याचा पाया घातला 
त्या वेळच्या संदेष्यांची हीं वचनें या समयी तुद्दी 
-ऐकत. : आहां, . ते तुम्ही -:आपळे हात , हृढ करा. 
१० त्या . दिवसापुर्वी माणसास मजुरी :निळत “नसे, 


. पश्रबद्दल... भाडे... मिळत नसे... व येणाऱ्याजाणाऱ्यास 


ात्रूंसुळें स्वास्थ्य मिळत नसे; कारण माणसांनी ..एक- 
भेकांवर उलटारवे “असें. मी. -केलें:...:3१:.मी :पूर्वी 
र्‍होतोंःत्तसा या अवदिछ लोकांबरोबर: भरसणॉर नाही, असें 
सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो ;5 ३: ्ांततेचें.-बीज्रीपश्र 
होत आहे; दाक्षी. आपळें फळ : देईल, भूमि ऑफ्ला 





*उपज देहेलःऱभाणि आंकादारश्हापटे :दहिंवर : देईल; या 
“अवदिष्ट लोकांस मी!र्‍ा अवप्यांचें वतर देदेन. १ ३८हे 
- यहूदाच्या घराष्या वःहेःइंब्ाएलाच्याः घराण्या; असें होईल 


२९६७ 


भन ८;:१ ३९३ १३ 


जखर्‍्या 





बॉं जे तुम्ही राष्ट्रांत शापरूप होतां त्या तुमचा उद्धार मी 
करीन व तुम्ही आश्ीवादरूप व्हाल; मिऊं नका. 
तुमचे हांत दढ होवोत. न 
१४ कारण सेनाचीश परमेश्वर असें म्हणतो, तुमच्या 
वूरवेजांनी मळा कोप आणिला तेव्हां तुमचें अनिष्ट कर- 
ण्याचें मीं योजिळें याविषयीं मला. अब्लुताप :झाळा ' नाहीं 
असें सेनाधीद परमेश्वर म्हणतो; १५ त्याप्रमाणें या. दिव- 
सांत यरालेमाचें व यहूदाच्या घराष्याचें हित करण्याचें 
मी. योजिले आहे; भिऊं नका. १६ तुम्ही करावयाचें ते 
हेंच की तुम्ही सर्वे. आपल्या झेजाऱ्याबरोबर खरें बोला. 
आपल्या वेशींत खरेपंणाने वर्ता वं शांतिदायक न्याय करा; 
$५. तुम्ही कोणी: मनांत आपल्या क्षेंजार्‍याचें अनिष्ट चिंतू. 
खोट्या दापथेचीं, आवड घरू नंकॉ; कारण र्‍या 
सर्वांचा मला तिटकारा आहे;' असें परमेश्वर म्हणतो. 
"१८ सेनाधीद' पॅरमेश्वराचें वचन मला आप्त. झाळें. 


सांतंव्या व॑ दहाव्या महिन्यांतळे उपास यहूदाच्या .धरा-. 


हर्ष व आनदं देणारे होतील; ते आानंदांच्या उेत्स- 
वांचे. दिंवस होतील; म्हणून सत्य“च' शावि”यांची आवड. 
“घरा. “२० सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो राष्ट्रे व॑ अनेक 
नयरांचे रहिवासी येतील अशी वेळ येईल; २१ एका 
नगराचे रहिवासी दुसऱ्या नगरांस जाऊन . ग्हणतील, 
आपण त्वरेने जाऊन परमेश्वराजवळ अनुग्रह मागू व 
सेनाधीश परमेश्वराच्या चरणीं . लागूं; भीहि जातों. 
२९ पुष्कळ लोक व असमर्थ राष्ट्र यरूशलेमांत सेनाधीशं 
- परमेश्वराच्या चरणीं लागण्यास: 'व : परमेश्वराजवळ 
'असुग्रह मागण्यास येतील. २२ सेनाधीश परमेश्वर असें 
म्हणतो कीं त्या दिवसांत सव भाषा बोलणाऱया राष्ट्रॅपेकी 
दहा जण ' यहूदी माणसाचा पदर धरून म्हणतील, 
आम्ही तुम्हांबंरोबर*. येतों, .- कारण देव तुम्ह्दांबरोबर 
' आहे असें आम्हीं ऐकलें आहे. 


न १ हृद्वाख देशाविषयी परमेश्वराची. वाणी 
र ती दिमिष्कास पोहंचवून तेथें. स्थिरःहोहेळ; कारण 
परमेश्वराची नजर मनुष्यंजातीकडे व इइसाएळाच्या 


सवे वंशांकडे आहे; २ त्याच्या सीमेवरल्या हमाथाकडे 
आणि सोर व सीदोन यांकडेहि ती आहे; कारण. तीं 
फार झहाणीं आहेत. ३ सोरानें आपणासाठी मजबूत 
दुर्ग बांधिला, घुळीप्रमार्णे रुप्याचा व रस्त्यावरील 
विखलाप्रमार्णे सोन्याचा संचय केला. ४ पाहा, प्रमु 
त्याची सत्ता काढून घेईल, त्याची तटबंदो समुद्रांत 
टाकील; तें अभीने भस्म होईल. ५ अष्कलोन हें पाहून 


'घाबरेल; गज्जाहि पाहून वेणा देईल, व एकरोनहि असेंच 


करील, कारण त्याची आश्या. नट होऊन. ते लजित 
होहल; ग्रजजांत रांजा नाहीं असें होईल, . अष्कल्ेनांत 
वस्ती व्हावयाची नाहीं. ६ अश्दोदांत जारज वस्ती करील, 


व मी पलिष्ट्यांचा अभिमान नाहींसा करीन. ७ मी त्याच्या 


मुखांतळें रक्ते व त्याच्या. दांतांतले अमंगळ पदार्थ काढूनः 
टाकीन; तोहि आमच्या :देवासाठी-बचावून राहील; तो 


-यहूदांतल्या सरदारासारखा. होईल .व एक्तोन.. यबूऱ्या 
कॉ. १९” सेवाघीश' परमेश्वर म्हणतो, चवश्या, पाचंव्यी,:) सारखा होईल. ८ कोणी येऊंजाऊं नघे म्हणून मी सैन्य 
रोखण्यासाठी :माझ्या मंदिराभोवती .:तळ देईन; जुळूम 


करणारा 'पुनः त्यांजवर चाल कशन जाणार. नाहीं; कारण 


आतां मीं प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनीं.प्राहिळें आहे. . , 


:: ९ सीयोनकन्ये, जोराने आनंदाचा गजर कर; यरु- 
*झलेमकन्ये, गजर. कर; पाहा, तुझा राजा तुजकडे येत 
आहे; तो न्याग्री व यशस्वी आहे; तो लीन आहे; गाढ- 


वावर, गाढवीच्या पोरावर म्हणजे शिंगराकर बसून. येत. 
आहे. १० एफ़ाइमांतळे रथ, यरुशलेमांतळे घोडे मी नष्ट 
करीन; युद्धधनुष्य तोहून टाकण्यांत येईल, तो राष्ट्रांबरोबर . 
शांतीच्या गोष्टी बोलेल; त्याचें अधिपत्य प्रत्येक समुद्रावर 
व फरातनदांपासून तों एथ्वीच्या दिगंतांपर्यैत चाळेल. 

:..११:: तुजविषयी म्हणशील तर तुझ्याबरोबर केलेल्या 
कराराच्या .रक्तर्सिचनामुळें मी तुझ्या बंदिवानांस निर्जल 
गर्तेतून मुक्त करीन, १२ आक्रा धरून राहिलेले बंदि- 
बानहो, दुर्गीकडे परत-या; आज मी हें जाहीर करितों कीं मी. 
तुला दुप्पट प्रतिफळ देईन. १३ मीं यहूदारूप धनुष्य वाक- 
वून एफ़ाईमरूप बाण लाविला आहे; हे सीयोने, मी तुझ्या 


पुंत्रांस चेतबीन; हे ग्रीसा, त्यांला तुझ्या पुत्राविरुद्‌ चेतवीन; 


१ लेवीय १९:२६ पाहा. र सुळांत $ यावाना, 


९६८ 





परमेश्वर दृष्टीस पडेल, . त्याचे . बाण . विधुक्वतेसारखे. 


सुटतील. प्रभु परमेश्वर रणशिंग फुंक्रील. व ' दक्षिणे- 
कढच्या< वाव्रंटळींत - ..कूच: करील, “१५ सेनाधीश 
परमेश्वर त्यांचा संभाळ. करील; ते. शत्रूंस. गिळितील 
बः. मोफरणयुडे: - पायाखाली तुडवितील; ते पितील व 
द्राक्षारस 'प्याल्याप्रमाणे गोंगाट करितील; ते यज्ञाच्या 
कटोर्‍्यांसारखे, वेदीच्या . कोपऱ्यांसारखे. भरून राहतील. 
१६ 'परमेश्ररः त्यांचा देव आपल्या लोकांचा कळपा- 


सारखा त्या दिवशी श्रचोव करील; कारण. ते त्याच्या. 


देशांत मुकुटावरील रत्नांभ्रमार्णे- उंच स्थानीं. शोभतील 


१७ त्यांची आबादानी केवढी ! .त्यांचेंः सौंदर्ये केवढे ! 


'क्षान्य तरुणांस आणि नवा द्राक्षारस तरुणींस धष्टपुट 
करील. 

- १ बीज उत्पन्न करणार्‍या परंमेशवराजघळ 
९.७ वळवाच्या पावसाच्या वेळी पाऊस मागा 'म्हणजे 

- _ तो त्यांजवर बृष्टि करील; तो प्रत्येकाच्या :क्षेततांत 
गवत : उपजंबील. २ कारण तेरांफीम व्यर्थ गोष्टी 
बोलल्या आहेत, दैवज्ञांनीं खोटा दृष्टांत पाहिंहा आहे 
व. फसंविणारीं स्वमें सांगितली आहेत; ते कोरडा 


धीर देतात; यामुळें ते मेंढरांप्रमाणें मटकले आहेत. | 


त्यांस कोणी मेंढपाळ नसल्यामुळें त्यांजवर जुलम 
होत आहे. ३ मेंढपाळांवर॑ माझा : क्रोध भडकला 
आहे, बोकडांचें मी शासन करीन; कारण सेनाधीदा 


परमेश्वराने आपला कळप जें यहूदाचें घराणें त्याची भेट 


घेतली आहे, तो त्यास आपल्या लढाईच्या सजविलेल्या 
घोड्यासारखे॑ करील. ४ त्याच्यापासूनच कोनशिला, 
त्याच्यापासूनच खुंटी, त्याच्यापासूनच युद्धघनुष्य. 
त्याच्यापासूनच प्रत्येक अधिकारी निघतो. ५ युद्धांत 
चिखल. तुडविणाऱ्या थोड्धथांप्रमाणें ते होतील; ते युद्ध 
करितील, कारण परमेश्वर त्यांजबरोबर आहे; घोडेस्वार 
फजीत होतील. $ मी यहूदाच्या घराण्यास शक्ति पुर- 
बीन, योसेफाच्या घराण्याची मुक्तता. करीन, . देशांत 
त्यांची वस्ती. करीन; कारण. त्यांजवर मीं करुणा. केली 
१ ग्रहदेवता अथवा कुलदेवता . 


९६९६ 


आहेः-मी' त्यांचा. त्वाम' केलाच:- नाहीं "असे ते झेलले 
; कर्ण मी परमेश्वर त्यांचा- देच- आहें, मीः त्यांचे 
; ऐंकेन. ७ एफ़ाईम वीरासारखा' होईल, क्रक्षारसाने. शेले 
: त्से त्यांचें हृदय हर्षित होईल; त्यांचीं, सुलें दे: आडून 





उद्लास पावतील; त्यांचें हृदय: परमेश्वराच्या अर्यी झानेदेळ: 
- & मीः झीळ घालून त्यांस जमा :करीन; कारण हीं 
त्यांस सोडवून घेतलें. आाहेः:त्यांची पूवी? दद कॉलीः 


* तझी से वृद्धि. पावतील. ९- भी राष्ट्रांमध्ये: त्यांची वेरणी 


करीन; दूर्‌ देशांत ते. माझे स्मरण-करितील; से. आपल्या 
मुलांसहित जीवंत राहून. माघारे येतील. १०.-मीः त्यांस 


*मिसर :देह्यांतून माधारें आणींन, अश्थूर देशांतून त्यांस 
- एंकत्र- करीन;  गिलादःआ लब्रानोन यांच्या भूमीवर त्यांस 


आणीन; त्यांस जाग "पुततक्यांवी नाही. ११ तो संकट 
ससुद्रांतून :पार जाऊन -समुद्रल्ह्रींस' दबकावील; - नील 


, नदीचें गहिरे पाणी सर्व सुकून' जाईल; अश्ाराचा गवे 


उतरेल, मिसरचें राजवेत्र निघून जाईल. १२ मी त्यांस . 


' परमेश्वराच्या ठायी बलवान करीन; ते. त्यांच्या नामाने 


येतीलजातीळ असें परमेश्वर म्हणतो. 

१. हे. लबानोना, आपल्या वेशी. उघड 
६ १ रणजे आप्रि तुझे गंधसरू भस्म करीलं. २ हें 
:देबदारू, हायहायं कर; कारण - ग्रंधसरू 
पडला आहे, बृक्षराज नष्ट झाले आहेत; बाशानाच्या 
ओक ॒ वृक्कांनो, हाय हाय करा, “कारण - निबिड 
वन जमीनदोस्त झालें आहे. ३ ऐका, मेंढपाळांचा 


, हाहाकाराचा शब्द होत. आहे! कारण त्यांचॅ- वैभव 


ल्यास गेलें आहे; ऐका;” तरण सिंह्याची. थोर गर्जना 
भक आहे! कारण यार्देनेचें घोर अरण्य ल्यास गेळें 


- ४ परमेखर माझा देवे. म्हणतो, वघासाठीं, 
नेमिलेल्या - मेंढरांस चार; ४7५ - त्यांचे मालक त्यांचा वच. 
करितात व. आपणांला निर्दोष समजतात; त्यांची विक्की 
करणारे म्हणतात. की. परमेश्वराचा धन्यवाद होवो; 
मी . श्रीमंत झालों. आहे; त्यांचे स्वतांचे . मेंढपाळ. 


- त्यांवर कांहीं “दगा. करीत':जाहींत: ६ मी. या देशयाच्मा. . 


रहिवाश्यांवर. यांपुढे दया करणार नाही, असं परमेश्वर 


मम्मा ल्या 












म्हॅग्तट वण ली "त्यांस “एकमेकाच्या वे लेंजाच्या तरवार चालेले; त्याची बाहु खुकेल, त्याचां 

हाती देईन; ते. देह नष्ट“ करितील व मी. त्य |: उंजवः डोळा*अगदी अंघः होईल. 

त्यांच्या हातांतून .सोंडविणार'। नाहीं. ७ मी वघासाठ । व 

नेसिडेल्या. .. मेढरांस -- वारिळे: मॅडरातल्या> अतिशेबिंतः| : :. * १ 'हुखाएलाविषयीं :परमेशराची' वाणी :: 
दुंबळ्यीस 'वारिक क श्‌ आक्राळ पसरणारा, ' एथ्वीचा पाया घालणारा 
व मनुष्याच्या अंतर्यामी:करात्मा निमोण करणारा 





द्रि्ळें तर.-मला'. माझें वेतन द्या, नाहींतर जाऊं द्या. 
केव्हां त्यांनी मला माझें : वेतन तीक रुपये तोळून दिलें. 
करे :प्रमेशवर मला म्हणाला, त्यांनीं जें मार्श. भॉरी मोठ 
ढस्विळें ले, कुभारापुढें फेकून दे. : तेव्हां ते तीस रपये. | जळत्या मशालीसारखे. करीन; ते उभवींकडील व डावी 
घेळल> मीं “परमेश्वराच्या मंदिरांत: 'कुंभारांपुढे : फेकून-| कडील सभोवतालच्या सवे राष्ट्रास खाळन टाकितील 
विले. १४. भग यहूदा व इख्ाएल यांचें बंधुत्व मोडावें | यरुदाळेम आपल्या पूर्वीच्या जागीं म्हणजे यरुदालेमाच्या 


, [आपला - देव. सेनाधीश.. परमेश्वर -यांच्या. ग्रोगें मला 
पाठबळासारखे आहेत. ६ .त्या दिवत्ती, मी: यहूदाच्या. 
सरदारांस शाकडाखालच्या. -आगटीसारखे,:. पेढ्यांसालच्या 


म्हणून मीं बंधन नांवाची माझी दुसरी काठी मोडिली... ,) जागीं पुनः वॅसेल. ७ परमेश्वर प्रथम यहूदाचे डेरे 

'१५ परमेश्वर मंला म्हणाठा, जाऊन पुनः एकाद्या | बचावील, म्हणजे दाबिदाच्या घराण्याचें वेमव आणि 
मूंखे मेंढ्याळाचीं आउतें घे. १६ कारण पाहा, मी | यरुशळेमनिवासी जनांचें वैभव यहूदावर वरचढ व्हाव- 
देशांत एक मेंढपाळ आणितों; तो मरावयाच्या लागास । याचें नाहीं. ८ त्या दिवशीं परमेश्वर यरुशलेमनिवाऱ्यांचें 
आललेल्यांकडे ढुंकून पाहणार नाहीं, भटकलेल्या मेंढरांस । रक्षण करील; त्या दिवशीं त्यांतला निर्बल दाबिदासमान 
तो धुंडभार नाहीं, मोडलेल्यांस: :बरें करणार: नाहीं, । होईल; व दाविदाचें घराणें देवासमान. म्हणजे अर्थात्‌ 
थंडघाकटांचें तो. पालन करणार नाहीं; तर पुष्ट मेंढरांचें | त्यांचा अग्रगरामी परमेश्वरांच्या . दिव्यदूतासमान . होईल. 
प्रांस !तो खाडेल: व त्यांच्या. खुरांचे तुकडे-तुकडे करील, । « त्या दिवशी असें होईल कीं यरुशलेमावर चढाई 
१७ :कैळपास सोडून: देणाऱ्या ::कवडीमोळ :मेंढयाळास | करून येणाच्या सवे. राष्ट्रांचा..नाझ करण्याची मी खटपर 
प्रिककह: असो |. त्याच्या ' वाहूवर व :स्याच्या : उजव्या. :. 3 अथवा: - यदशळेमाच्या वेढ्याच्या समयीं यहूदा 

,/कबाठवेदः जिन्यात.  . "7 | लोहि भाग ध्यावा लागेल: 
५७० 






बर रसना 





करीन; $०.जोणि मी दाविदाच्या घराण्यावर वं यरुशलिम- |. 


निषादगांवर कृपा व: विनवणी यांच्या. आत्म्यांचा वर्षीच 


'क॑रींन आणि 'ज्यॉ मल्य त्यांनीं विंधिळें त्या मजकडे ते 


पाहतील; एकुलत्या एका पुत्रासाठी शोक करावा तसे ते 


त्यासाठी शोक करितील; ज्येष्ठ पुत्राबदह जसा कोणी । ८ 


अत्यंत खेद करितो तसा ते त्याबद्दल खेद करितील. ११ 
त्या. दिवशीं मगिहोनाच्या खोऱ्यांतील हदाद्रिम्मोनंच्या 
आांकांतांप्रमाणे यरुडाळेमांत मोठा आकांत होहेल; १२ देश 
ऑक्ंदनं करील, प्रत्येक कुटुंब वेगवेगळे आक्रंदन करील 
इकंडे दाविदारचे घराणें व इकडे त्याचा ख्रीवगे; इकडे 


नाथानारचे घराणे व इकडे त्याचा श्लींवगे; १२ इकडे । 


लेंवीरचे घराणें व इकडे त्याचा क्लीवर्ग; इकडे शिमीचें 
घराणें. व इकडे त्याचा स्रीवर्ग; १४ उरलेल्या सर्वे 
घराण्यांतळे लोक वेगळे व त्यांचा ल्रीवगे वेगळा असे 
ते आक्रंदन करितीलठ, 
१ पाप व अशुद्धता हीं दूर करण्यास त्या 
छे दिवशी दिदाच्या घराण्यासाठीं व॒ यरुशलेम: 
नित्राश्यांसाठी एक झरा फुटेल. २ सेनाघीश 
परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशी असें होईल कीं मी देशां 
तून मूर्तींच्या. नांवांचा उच्छेद करीन, त्यांची यापुढें 
आठवण. होणार. नाहीं; आणि संदेष्टे व अशुद्ध आत्मा 
ह्यांस देशांतून घालवून देईन; ३ आणि असें होईल कीं 
कोणी संदेश वढू लागल्यास त्याचे जन्मदाते आईबाप 
सत्याला म्हणतील, त जीवंत राहावयाचा नाहींस 
कारण तू परमेश्वराच्या नामाने लबाल्या सांगितल्या 
आहेतः तो संदेश वदूं लागला तर त्याचे जन्मदाते 
आहई़ेंबाप त्याला भोसकून मारितील. ४ त्या दिवशीं 
असें होईळ कीं संदेश संदेश वदतांना आपल्य़ा प्रत्येक 
दृष्टांतासंबंधानें लब्वित होईल व. लोकांस फसवबिण्यासाठीं 
केसांचा झगा घालणार नाहीं; ५ पण तो म्हणेल, मी 
कांहीं संदेष्टा नाही, शेती करणारा मनुष्य आहें. 
कारण मला लहानपणीच कोणी दास केळे. ६ जर कोणीं 
त्यास विचारळें कीं तुझ्या बाहूंच्यामध्ये ह्या जखमा 
कसल्या १ तर तो म्हणेल, माझ्या इषटमित्रांच्या: घरीं 
खगलेल्या घावांचे हे वण आहेत. 
१ पाठभेद: ज्याला त्यांनीं विधिळें त्याजकडे ते 





नगर बंदिवासांत जाईर, तरी अवशिष्ट ठोक नगरांतून 
नाहींतसे होणार - नाहींत. ३. तेव्हां परमेश्वर पुढें 
सरसावेल; पूर्वी युद्धसमयीं ज्या प्रकारें त्याने युद्ध केलें 
त्या प्रक्रारें त्या राषट्रांबरोबर तो युद्ध करील. ४ आणि त्या 
दिवशीं यरुदंलेमासमोर पूर्वेस असलेल्या जैतुनझाडांच्या 
डोंगराला त्यांचे पाय लागतील तेव्हां जतूनझाडांचा डोंगर 
पूर्वपश्चिम दुभागून मध्यें एक मोठें खोरें उत्पन्न होइल, 
अधा डोंगर उत्तरेकडे व अर्धा डोंगर दक्षिणेकडे सरेल 
५ तुम्ही माझ्या डोंगरांच्या. खोऱ्याकडे धावाल, कारण 
डोंगरांचे. खोरे आसलापर्यंत जाऊन मिडेल; व यहूदाचा 
राजा. उज्जीया याच्या काळांत झालेल्या भूमिकंपापासून 
जसें. तुम्ही पळालां तसे पळाल; परमेश्वर माझा देव 
येईल, तुजसमागरमे तुझे सवे भक्त येतील; ६ आणि 
त्या दिवशी असें होईल कीं प्रकाश असणार. नाहीं 
प्रकाशमान ज्योति विरघळून जातील. ७ तो एक 
विशेष दिवस होईल, तो परमेश्वरालाच ठाऊक; तो ना 
घड दिवस, ना घड रात्र असा होईल; तरी असें होईल 
कीं संघ्याकाळीं प्रकाश राहील. ८ त्या दिवशीं आणखी 
असें. होडेळ कीं. यरुाळेमांतून- जीवंत पाण्याचे श्रे 
फुटून बाहतील; अर्धे पूर्व समुद्राकडे व अर्धे. पश्चिम 


९७१ 


अ. १७८--मसाखो १:५ "“_._ अखल्या-मलाखी 





समुद्राकडे वन्दाळ्यांत : वः: ..हिवाळ्यांन | .:5१६ ..आणेखी असें होईल कीं यराठेमावर चढाई 
त्ततेंब होईल, *.- तेव्हां . परमेश्वर सर्वे एप्वीवर- राज! | करून आलेल्या राष्ट्रांपैकी अवशिष्ट राहिलेले सवे, राजाधि- 
होहेळ; त्या परमेश्वर. तेवढा ब त्यह्ने. नास | राजः सेताधीश परमेश्वर याचें सजनपूजन करण्यासाठी. 
-देबडें. राहीड, तेव्हां. सर्वे... देश: यरुकलेकाच्या. | व. मंडपांचा - सण पाळण्यासाठी. अतिवर्षी, यरुद्लेमास 
दुक्षिणेसः रिम्मोन: य़ांमधील-कहाबा- | वर: जातील. ११५ आणखी असें होईल की प्रथ्वीवरील 
प्रमाणें होईल; . यरुराळेमाचा उद्धार होऊन जन्यामिनाच्या: | घराण्यांपैकी जे - राजाधिराज :सेनाधीश . परमेश्वर याचे 
वेक्षीपासून <पहिल्या.. द्रेशीपर्यंत, -कोपराच्या वेशीपरमत:- भजनप्रजन: करण्यास ,. यरुकाळेमास. जाणार. नाहींत 


4 


तसेंच. :हानामेलाच्या: बुरुजापासून सनाच्या: दाक्षाकुंडा- । त्यांवर: .परजन्यद्ृष्टि . होणार: नाहीं.:: १८: तसेंच मिसराचेंः 
पूर्यंत तें.आपल्या. स्थळीं. वसेल. ११: लोळ. त्यांत वल्ली | घराणें वर चढून गेळें नाहीं तर .त्याजवरहि- घ्रजेन्यब्रषटि 
करितील; श्रपुढे- त्यावर-- शाप. राहावयाचा' नाहीं; तर:तें: | होणार नाहीं; जी राष्ट्र 'मंडपांचा -सण. पाळण्यासाठी वर. 
निभेय- असें र :| चहन जाणार नाहींत त्या. सवे: राष्ट्रांवर :परमेश्वर- जीः. 
१२. देन्हांज्ज्या-शष्टांनी यरर्छेमाबरोबर- ठढाई चाल- | मरी: पाठविणार ती *यांवरहि. येईळ. १९ सिसरास.:व 
विली.-.त्या... सर्वांचा ..संहार..परफ्ेश्रर. ज्या मरीन करील | मंडपांचा :सण पाळण्यास :-वर. -चहून - न. जाणाऱ्या 
जै ही: वे प्राय़ांवर ..उभे असतां..त्यांचें..मांस कुजेल, । सर्व. राष्ट्रास हीच: शिक्षा- होईल. २० त्या - दिवशीं 
त्यांचे .डोळे. जागच्या, जागी... सरडतील, - त्यांच्या: सुखांत. | घोल्यांच्या घटावर परमेश्वराला पवित्र: - अशी 
त्यांची .जिव्हा. सडेड. १२३ त्या .दिवडगे असें: होडरळ कॉ | अक्षरें. असतील :आणि. परमेश्वराच्या. मंदिरांतलीं 
परमेश्वराकडून त्यांची, फार ज्रेथा उदेल, ते. प्रत्येक आपा- | बहुगुणी वेदीपुढल्या यज्ञाच्या कटोऱ्यांसारखीं होतोल. 
पल्य़ा ओजाऱ्याचा . हात घ्ररितीळं,,.आणि..त्या प्रत्येकाचा | २१ यरशळेमांतील व यहूदांतील . प्रत्येक : बहुयुणें 
हत आपल्या शेजाऱ्याच्या हाताशी प्रतिकार करीळ. १४ | सेनाधीझ . प्रमेश्रराला पवित्र होईल; व. सर्वे यज्ञकते. 
यहूदा यरडालेमांत युद्ध करील; आसपासच्या सवे.राष्ट्रा- | येऊन. ती. घेतील. व. त्यांत : अन्न. . शिजबितील; त्या 
तीळ घन जंमा होईल; सोनें, स्प व. पोषाख. यांचा पूर दिवसांपासून पुढें सेनाधीश.. परमेश्वराच्या. . मंदिरांत 
लोटेत. १५. तसेंच या मरीपरमाणे. धोल्यावर, खेंचरावर, | कोणी व्यापारी असणार नाहीं. 
उंटोवर, गाढवावर व. त्यांच्या लष्करात असलेल्या संव |________ ___--_____.._....... 


जनावरांवर मरी येईल, १ मुळांत : कनानी 
"र नसन 
द्वारें इंक्नाएलास प्राप्त झालेलें । रानांतल्या कोल्ह्यांस दिलें. ४ अदोम म्हणाला, आमची 
१ समेराचें वचन . | नांसंघूस झ्षाली तरीं ओसाड .झालेलीं त्यळें .आम्ही पुन: 


» २. परमेश्वर. म्हणतो, मीं तुम्धांवर प्रीति केली, । बांधू; तर सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, .ते बांधितीळ, .पण 
पण 'तुम्दी- बिश्गरितां, .तू.- कोणत्या बाबतींत आम्हांवर | भी पाहून -ढाकीन; आणि, लोक. त्यांस दुष्टतेचा प्रदे व- 
प्रीति. केली 2 परमेश्वर म्हणतो, एसाव याकोबाचा. भाऊ । परमेश्वर ज्यावर सदा रुट आहवे, असें राष्ट्र म्हणतील. 
नॅच्हता. काय १ तरी मीं याकोबावर प्रीति केलो; : ३ एसा* | ५ तुमचेच डोळे पाहतील व तुम्दी म्हणाल, इखाएलीच्या 
ब्राचा द्वेष केला, त्याच. पर्वेत॑ उजाड केले व:त्याचें वतन ' सीमेच्याहि पलीकडे परमेश्वराचा महिमा होवो! . 


९७२ 


' अर १४६-५४१५८ 





६. सुठ्मा आपल्या बापाचा :व. चाकर आपल्या 


बन्याचा सन्मान करितो; मी ब्राप आहे. तर माझा 
सन्मान कोठे. आहे? मो धनी आहे. तर माझें 
भय कोठें. आहे, असें त्याच्या नामाचा अपमान कर 
णाऱ्या तुम्हां याजकांस परमेश्वर विचारतो. तरी तुम्ही 
म्हणतां, आम्हीं तुझ्या नामाचा कोणत्या प्रकारें अपमान 
केला £ ७. तुम्ही माझ्या बेदोवर विटाळलेली भाकर चढ- 
वितां;'' तरी. तुःदी विचारितां, आम्हीं कोणत्या प्रकारें तुला 
विटाळविळें १ तुम्ही म्हणतां, परमेश्वराचे मेंज तुंच्छ आहे; 
८ तुम्ही अंधळा पंह्यु अर्पिता, हा अधर्म नव्हे काय £ 
लंगडा किंवा रोगी असा बळि देतां, हा अधर्म नव्हे 
काय १ असलें अर्पैण आपल्या प्रांताधिकाऱ्यास देऊन तर 
पाहा; तो तुजवर प्रसन होईल काय £ अथवा तुजवर 
त्याची मर्जी बसेल काय, असें सेनाधीश, परमेश्वर 
ग्दणतो. ९ आतां परमेश्वराने आम्होवरे करुणा करावी 
म्हणून देवाचा अनुम्रह्य मागा; तुमच्या. हातून हे. घडलें 
आहे; तुमच्या या कृत्यामुळे तो कोणावर प्रसन्न होईल 
काय, असें सेनाधीदा परमेश्वर म्हणतो. .१०. तुम्हीं 
माझ्या वेदीवर निरथंक अभि पेटवू नये म्हणून 
तुमच्यांतठा कोणी. दरवाजे बंद करील तर 'बरें ! 
सेनाधीश्व परमेश्वर म्हणतो, तुमच्यांत मला मुळींच संतोष 
नाहीं; तुमच्या . हातचे यज्ञापण मला मान्य "नाहीं 
११ कारण सूयोच्या उंग्ंवतीपासून मावळतीपर्यंत 
राष्ट्रामध्ये मारे नोम थोर आहे, माझ्या नामाप्रीत्यथे 
प्रतिस्यलीं घूप जांळितात व निर्दोष बलि आपितात. 
कारण माझें नाम राष्ट्रामध्ये थोर आहे असें सेनाधीश 
परमेश्वर म्हणतो; १२९ पण तुम्ही म्हणतां, परमेश्वराचे 
मेज विटाळिळें आहे, त्याचें उत्पन्न, त्याचें अन्न हीं 
तुच्छ आहेत; अशाने तुंग्ही माझ्या नामाची | 
करितां. १३ तुम्ही असेंहि म्हणतां, काय पीडा ही ! 
तुम्ही नाक मुरडितां, असें सेनाधीद परमेश्वर म्हणतो 
छन आणिलेला, लंगडा किंवा रोगी, असा पद्चु आणून 


तुम्दी अर्पिता; तुमच्या हातचें. असलें अर्पण मला पसंत 
'१४ आपल्या 


होईल काय, असें परमेश्रर म्हणतो. 





कळपांत नर असून त्याचा सबस केल्यावर कोणी सदोष 
अरचा यज्ञ करितो; असा फसविणारा शापित असो. 
मीः थोर. राजा आहें व राष्ट्रांत माझ्या नामाची भीतिं 
घरितात, असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 
१ आतां 'याजकहो, तुम्हांस ही आज्ञा होतं 
१ आंहे; २' सेनांधीश. परमेश्वर म्हणतो; माझ्या 
नामाचा मंहिमा. व्हावा यासाठी तुम्ही ऐकून 'मनं 
लावलें नाहीं . तर मी तुम्हांवर .शांप पाठवीस व तुमचे 
आशीर्वाद शाप. करीन; तुम्ही लक्ष पुरवीत नाहीं म्हणून 
मी त्यांस शापरूप करून चुकलों आहें. २ पाहा, मी 
तुमेच्या शेतांतलें बीं निजीव करीन, तुमच्या 'यज्ञप्नची 
विष्ठा तुमच्या मुखांस फाजीन; लोक. विष्ठबरोबर * तुग्दा 
सहिं फेकून देतील: ४ लेव्याबरोबर . माझा करार कायम 
व्हावयासाठीं ही आह्ञा मीं तुम्दांकडे पाठविली आहे हें 
तुम्हांस समजेळ, “ असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 
७५ मीं त्याजरोबर केछेला करार जीवनाचा व शांतीचा 
होता; त्योनें भय धरावें म्हणून मीं तीं त्यास दिलीं होतीं; 
आणि त्याला माझी भीति वाटली व माझ्या नामाचा 
त्याला घाक वाटला. .६ त्याच्या सुखांत सत्याचें धर्मशात्र 
होते, त्याच्या वाणीत कुंटिलता आढळली नाहीं; तो 
माझ्याबरोबर झांतीनें व॑सरळतेलें वागला व त्यातें 
बहुतांस अधर्मापासून" वळविले. ७ कारण याजकाच्या 
वाणीच्या ठायीं ज्ञान असावें, त्यांच्या तोंडून घर्मशाक्ष 
ऐकण्यास लोकांनीं आतुर असावे; कारण तो सेनाधीदय 
परमेश्वराचा निरोप्या आहे; ८ पण तुम्ही मागे सोहून 
गेलां आहां, धर्मशाज्ञांच्या मार्गांत पुष्कळांस ठोकर 
खाण्यास तुम्ही लाविलें आहे; तुम्दी लेव्याचा करार 
बिघडविला आहे, असें सेनाधीदा परमेश्वर म्हणतो. 
९ ह्यास्तव मीं तुम्हांस सर्वे लोकांपुढे तुच्छ व॑ नीच 
केळें आहे, कारण तुम्ही माझ्या मा्गौनीं चाळत नाहीं 
व माणसांची मुरवत धरून न्याय करितां. 

१० आम्हां सर्वाचा एकच पिता नाहीं काय १ 
एकाच देवाने आम्हांस उत्पन्न केळे नाही. काय? 
असें असतां आम्ही आपापल्या बंधूंचा विश्वासघात करून 

१ पाठभेद तुमचा हात निर्जीव करीन. 





«जरे 


अ० २९५१०7३४११ 


__ -तपूर्वेजांचा. . कतार. कां मोडितों बरे £ 
__ ११ यहृदा . अेथासर्पात-- करीत. आहे, इल्लाएलांत - ब 
अरशलेमांत...एक. असंगळ .प्रकार घडला आहे; म्हणजे 
यहूदारने परमेश्वरा - प्रिय ' भसळेळें त्याचें पवित्र 
स्थान भ्र केळें आहे, व परक्या दैवताच्या कन्येबरोबर 
__ विवाह केला-आहे. १२ जो मनुष्मे असें करितो तो हांक 
मारणारा, असो, - उत्तर देणारा असो, . ॥हिंवा सेनाधीश 
परमेश्वराला. यज्ञापंण.. करणारा: असो, . त्याला परमेश्वर 
याकोबाच्या  डेर्‍्यांतून . नाहीते :करील. . १२ तर्सेच 
आसवे. .ग्राळणे, रडणे व. उसासे. टाकणें ... यांनी परमे. 
श्वराच्या. वेदील्य तुम्ही इतकें झांकून टाकिळें आहे दों तो 
अह्ञार्पणाक्रडे, हुंकून . पाहत. नाही; तुमच्या हादून . तें 
आवडीने. घेत : नाहो. . १४. तुम्ही - म्हणतां, असें कां £ 
कारण सुझ्य़ामध्यें व तुझ्या तारुण्यांतल्या. ख्रीच्यामर्ध्ये 
परमेश्वर साक्षी आहे; ती तर . तुझी सहकरारिणी व 
तुझी कराराची पल्ली असून तं तिजत्ररोबर विश्वासघातानें 
वतला आहेस. १५ ज्याच्या ठायीं आत्म्याचा थोडा तरी 
अंश आहे. अशा.कोणींहि असें कधीं क्रेळें नाहीं; द्वेवास 





अनुसरणाऱ्या संततीची इच्छा. करणारा कोणी आहे काय £ | . 


याकरितां. आपल्या -आस्म्याल्य - जपावे; व आपल्या. तरुण- 
पणाच्या. पत्नीचा कोणीं विश्वासघात:करें नये. १६ परमे- 
श्वर, इक्लाएलाचा देव म्दणतो, मला. सूटपत्राचा तिटकारा 
आहे; सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, जो आपल्या पैल्ली 
बरोबर कूरतेनें वागतो त्याचा मी द्वेष करितों; तर तुम्ही 
आपल्या आत्म्यास जपा, विश्वासघाताने वागू नका. 
._ १७ तुम्दी आपल्या भाषणाने. परमेश्वरास कंटाळा 
आणिला, तरी तुम्ही म्हणतां, आम्डी कद्याने त्याला कंटाळा 
आणिला १ तुम्ही म्हणतां, प्रत्येरू दुष्कर्मी इसम परमे 
श्वराच्या दृष्टीने चांगला आहे व तो त्यांच्यासंबंधानें 
संतुष्ट असतो, नाहीं तर न्याय करणारा देव आहे कोठें £ 
अशाने तुम्हीं त्यास कंटाळा आणिला. 
५ पाहा, मजपुढें मार्ग तयार करण्यासाठीं मी आपला 
शै निरेस्या पांठबिर्तो; ज्या प्रभूला तुम्ही शोधितां तो 
एकाएकी आपल्या मंदिरांत येईल; पाहा, करार घेऊन 


१ मुळांत : वकल्लाबरोबर 





येणाऱ्या निरोप्यांची तुम्ही अपेक्षा करीत आहां तो येत' 

आहे, असें सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. २ त्याच्या आग- 

मनाच्या दिवशीं कोण निभावेल ? तो प्रगट होईल तेव्हां 

कोण टिकेल £ कारण तो धातु गाळगाऱ्याच्या अभी- 

सारखा, परटाच्या खारासारखा आहे; २ रुपें गाळून 

झड करणाऱ्यासारखा तो बसेल, लेवीच्या वंशजांस 

झुद्ध . करील; त्यांस सोन्यारण्याप्रमाणे झुद्ध करील, 

मग ते धर्माने परमेश्वराला बलि अर्पण. करितील. 

४. पूर्वीच्या दिवसांश्रमाणे, प्राचीस वर्षीप्रमाणे यहूदा 

व. यरुशलेम यांचें यज्ञार्पण. . परमेश्वराला आवडेल. 

५ मी न्याय करावयाला तुम्हांकडे येईन, आणि 
जादुगीर, व्यभिचारी, खोटे साक्षी यांच्याविश्द आणि 

मजुरांची मजुरी : अडकवून ठेवणारे, विधवा व 
अनाथ यांजवर जुलूम करणारे, आणि मला नं मितां 
परक्याला न्याय मिळूं. न देणारे यांच्याविरुद्ध साक्ष 
देण्याची मी त्वरा. करीन, असें सेनाधीश परमेश्वर 
म्हणतो. ६ कारण मी: परमेश्वर बदलणारा नव्हें; म्हणून 
याकोब वंशजहो, तुम्ही. नष्ट झाडां नाहीं. 

७ तुमच्या पूवेजांच्या दिवसांपासून माझे विषि 
तुम्दी मोडिळे, ते पाळिले नाहींत. मजकडे वळा म्हणजे 
मी .तुम्दांकडे वळेन, असें सेनाधीश, परमेश्वर म्हणतो. 

तुम्ही म्हणतां, आम्हीं कोणत्या बाबतींत वळावे £ 

८ मलुष्य देवाला ठकवीळ काय १ तुम्हीं तर. मला ठक- 

बिळे . आहे; असें असून तुम्ही म्हणतां, आम्हीं कोणत्या 
बाबतींत . तुला ठऊविळें आहे १ .दडोमांश व अपेणें 
यांसंबंधार्ने. ९ तुम्दी शापार्ने द्यापप्रस्त आहां, कारण 
तुम्ही अवघ्या राष्ट्राने मळा फसविळें आहे. १० सेनाघीश 
परमेश्वर म्हणतो, माझ्य़ा मंदिरांत अन्न असावें म्हणून 

सगळा दडमांदा तुम्ही भांडारांत आणा, म्हणजे मी 

आक्राशक्रपाटें उघडूंन जागा पुरणार नाहीं एवढा आशी- 

वाद तुम्हांकरितां वर्षितो. की नाहीं याविषयीं माझी 

प्रतीति पाहा. ११ तुमच्या भूमीच्या पिक्राची नासाडी 

होऊं नये म्हणून ते. खाऊन टाकणाऱ्यांस . तुम्हांसार्ठी 
घमकावीन; तुमच्या बागेतील द्राक्षालतांचे फळ 


१ अथवा ः दिव्यदूताची 


२९्ञ्ड 





.._ गळणार नाहीं, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 
३२ सवे राष्ट्रे तुम्हांला धन्य म्हणतील; कारण तुमची 
१दे:परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही मजबरोबर कठोर भाषण 
: केळे. आहे; तरी तुम्दी म्हणतां, आम्ही तुजबिरुद्ध काय 
बोललो? १४ तुम्ही म्हणाला, देवाची सेवा करणें 
व्य्थ आहे; त्यानें आज्ञापिल्याप्रमाणें..आम्ही केळें व 
सेनाधीशं. परमेश्वरापुढे आम्ही शोकवर्ोे धारण करून 
चाललो यापासून लाभ काय १ १५ आतां. भाग्ही 
गर्विष्ठांस सुखी म्हणतों; दुराचारी संपन्न . झाळे आहेत. 
त्यांनी देवाची परीक्षा पाहिली तरी त्यांचा निभाव 
खागला आहे. 

१६. तेव्हां परमेश्वराचे भय बाळगणारे एकमे 
कांस बोलले; तें परमेश्वराने कान देऊन ऐकले, 
ब परमेश्वराचे भय धरणारे व त्याच्या. नाभाचें चिंतन 
करणारे यांची. एक स्मरणवदी त्याजसंमोर.. लिहिण्यांत 
आली; 39 सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, मी नेमीन त्या 
दिवशीं ते माझा खास निधि होतील; जसा कोणी. आपलीं 
सेवाचाकरी करणाऱ्या पुत्रावर: दया करितो तसा मी 
त्यांजवर दया करीन. १८ मग. तुम्ही वळालळ आणि 


अ० ३:५११-४१६ 


धार्मिक व. दु यांच्यांतला. आणि. देवाची सेवा. करणारा: 
ब॒ सेवा न करणारा. यांच्यांतला भेद तुमहांला कळेल: 









गर्विष्ठ व सर्व दुराचारी धंसकट-बनतील; तो येणारा 
दिवस त्यांस जाळून टाकील,-त्यांचें. मूळ, फांदी वगैरे 
कांहींच राहूं देणार नाहीं, असें सेनांधीश परमेश्वर म्हणतो 
२ पण तुम्ही जे माझ्या नामाचे भय धरणारे त्या तुम्हांवर 
न्याय्यत्वाचा सूर्य उदय पावेल, त्याच्या .पंखांच्या ठायी 
आरोग्य असेल: तुम्ही गोठ्यांतल्या वत्सांप्रमाणे डाहेर. 
पडून बागडाऊ. ३ तुम्ही दुष्टांस तुढवाल; कारण मी हें 
करीन. . त्या. दिवशीं. ते तुमच्या पायांच्या तळब्यां- 
खालीं राखेप्रमाणें होतील, असें सेनाधीश परमेश्वर 


४ माझा सेवक मोले. गाला सर्वे इक्लाएलासाठीं 
म्हणून होरेबांत मीं दिलेलें धर्मश्यास्र, म्हणजे अर्थात नियम 
'ब॑ निर्णय, यौचें स्मरण ठेवा. ५ पाहा, परमेश्वराचा भोठा 
व॑.भयकर दिवस येण्यापूवी मी एलीय्रा संदेट्यास तुम्दा- 
कडे पाठवीन. ६ तो वृडिलाचें हृदय त्यांच्या पुत्रांकडे 
च .पुत्रांचें हृदय. त्यांच्या वडिलांकडे बळवील; मी येऊन. 
भूमीला शापार्ने ताडण करावें असें न होवो 


२७५ 


मत्तयकृत शुभवर्तमान 


फक 


'चैदाची वंशावळी 


१ येश. ख्रिस्त जो दाविदाचा पुत्र, जो अन्रा- 


ह हामाचा पुत्र, त्याची वंशावळी. 
> अन्नाहामाला इसहाक हा पुत्र झाला; इसहा- 

अला याकोब; याकोबाला यहूदा व त्याचे भाऊ झाले; 

यंहूदास तामारेपासून पेरेस व जेरहद झाले;  पेरे- 
गळा हेर्रोन झाला; हेखोनाला अराम झाला; ४ अरा- 
ला अम्मीनादाब; अम्मीनादाबाला नहृशोन; नहशो- 
ठा सल्मोन; '५ सल्मोनोला राहाबेपासून बवाज; बवा- 
एस रूयेपासून ओबेद; ओबेदाला इशाय; ६ आणि इशा- 
ला दावीद राजा. झाला. | 

जी पूर्वी उरीयाची बायको होती तिजपासून दावीद 
जाला शलमोन झाला; ७ शलमोनाला रहबाम; 
एबामाला अबीया; अबीयाला. आसा; ८' आसाला 
होशाफाट; यहोशाफाटाला योराम; योरामाला उज्जीया; 
: उज्जीयाला योथाम; योथामाला आहाज; आहाजांला 
ज्कीया; १० हिज्कीयाला मनरशे; मनरशाला आमोन; 
मोनाला योशीया; ११ आणि योझीयाला यखन्या व 
चे भाऊ. हे बाबेलास देशांतर झालें तेव्हां झाले. 

१२ बाबेलास देशांतर झाल्यावर यखन्याला शल्ती- 
5 झाला; शल्तीएलाला जरूब्बाबेल; .१३ जरून्बा- 
डाला अबीहूद; अबीहूदाला एल्याकीम; 'एल्याकीमाला 
ज्मुर; . १४ अज्जुराला सादोक; सादोकाला: याखीमः 
बीमाला एलीडूद; १५ एलीईदाला एलाजार; : एकॉ' 
राढा मत्तान; मत्तानाला याकौब; :१६ आणि : यांकी- 
ज्र योसेफ झाला. ज्या मरीयेपासून ख्रिस्त म्हटळेला 
( जन्मला तिचा हा पति. ; 

१७ याप्रमाणें अब्राह्यममापासून दाविदापर्यंते सवे मिळून 
दा पिढ्या; . दाविदापासून बाबेलास देशांतर होईपर्यंत 





ल्लिस्तापर्यंत चवदा. पिढ्या. 
येश्चा जन्म 
१८ येश्‌ लिस्ताची जन्म या प्रकारें झाला. त्याची 


आई मेरीया हिचे | योसेफास वाग्दान झाल्यावर त्यांचा 


सहवास . होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गरोदर 
झालेली अक्षी दिसण्यांत आली. १९ तिचा नवरा 
योसेफ धार्मिक असून तिचा उघड अपमान करावयाची 
त्याची इच्छा. नसल्यामुळें तिला युप्तपणें. सोडण्याचा 
त्यानें निश्चय. केला. २० तो त्या गोष्टींच्या विचारांत 
आहे तों, पाहा, प्रभूच्या दूतानें त्याला स्वमांत ददन 
देऊन म्हटळें, योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तूं आपली 
स्री मरीया'हिचा स्वीकार करावयाला भिऊं नको, कारण 
तिच्या. ठायी जो सभे आहे. तो पवित्र आत्म्यापासून. 
आहे. २१ ती पुत्र प्रसवेल, आणि तूं त्याचें नांव येश्व्‌ 
ठेव, कारण तोच आपल्या लोकांस त्यांच्या. पापांपासून 
तारील. २९ हें. सर्व यासाठी झालें कीं प्रभूने संदे- 
शछथाच्या द्वारें जें सांगितलें होतें तें पूर्ण व्हावें; ते. असें 
की, २३ पाहा, कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल 
ब॒ त्याला इम्मानुएल म्हणतील; 

या नांवाचा अर्थ, आम्दांबरोबर देव, असा आहे. 
२४ तेव्हां झोपेतून उठल्यावर योसेफाने त्याला प्रभूच्या 
दूतानें. आश्ञा दिल्याप्रमाणें केलें; त्याते. आपल्या ज्लीचा 
स्वीकार केला, २५- तरी ती' पुत्र प्रसवे तोंपर्यंत त्याची 


:व' तिंची “ओळक्ष झाली नव्हती; . त्यानें * त्याचे नांव 
"ये: ठेविलें, 


जानी लोक येशू बाळाच्या दर्शनास वेतात 
-*. १ हेरोद राजाच्या दिवसांत यहूदीयांतीठ बेथल- 
ब्टे हेमांत येश्व जन्मल्यानंतर, पाहा, पूर्वेकडून मागी लोक 
उबरदाळेमास येऊन विवारूं लागले कीं २ . यहुद्यांचा 


दा पिढ्या; आणि बाबेलास  देझंतर 'बहत्नापॉसुने | राजा. जन्मत्म तो कोठें आहे £ कारण . आम्ही पूर्व- 


अ० २४२९-३३ 






_ त्याचा तारा पाहून त्याला नमन करावयास 


भाला. आहों. ३ हॅ. ऐकून हेसेंदे सुजला ब त्यासहित सर्व . 


यस्ठ्धालेम हीं धाबरलीं; ४ आणि त्यानें लोकांचे सवे 
सुख्य याजक व शात्री यांस जमवून विचारिलें कीं. 
लित्ताचा जन्म कोठें व्हावा £ ५ ते त्याला म्हणाले 


यहूदीयांतीठ बेथलहेमांत; कारण. संदेष्टयाच्या ह्वारे असें. 


लिहिलें आहे 
६ हे बेथंलहेमा, यहूदाच्या प्रांता,.... .. .: 
तूं यहदाच्या सवं. सरदारांमध्यें कनिष्ठ. आहेस. असें 
मुळींच. नाहीं. 
. कारण माझ्या इस्राएल लोकांस पाळीलः 
असा सरदार तुझ्यांतून निघेल * म 
७ तेव्हां . हेरोदारने मागी, :लोकांस . युप्तपणें बोलावून 


त्यांपासून तास दिसत :.असल्याचा काळ : नीट त्रिचारून-| 


घेतला, '८ आणि त्यांस. .बेथलहेमास: पाठवितांना- म्हटलें 
तुम्ही जाऊन त्या बाळकाविषयीं बारकाईने शोष करा; 


व शोध लागल्यावर मला कळवा, : म्हणजे मीहि :बेऊन-|.. < 


त्याला नमन करीन. ९७ राजाचें .हें बोलणें. ऐकून ते. 
निघाले, आणि . पाहा; ओ तारा त्यांनीं पूवेदिशेस पाहिळ्ा- 
होता तो; जेथें. बाळक : होता, त्या. जागेच्या वर जाऊन 
थांबेपर्यंत त्यांच्यापुढे चालला. '१० तो तारा पाहून त्यांस 
भतिशय भंनंद:झाला.. ११ घरांत जाऊन त्यांनीं बाळ- 
कास त्याची आई मरीया इच्याजवळ पाहिलें, पाया पहून: 
त्याला नमन केलें, आणि आपल्या : द्रव्यांच्या... थैल्या 
सोहून सोने, ळद व॑ गंधरस हीं दानें त्याला. आर्पर. 
__ १२९ मग हेरोदाकडे रत जाऊं नये अक्षी: त्यांस स्थंझांत 
सूचना झाल्यामुळें; ते दुसर्‍या मांगोनें स्वदेशास गेले 
देशास पलायन 


१३.तेःगेल्यावर, पाहा, भ्रभूचा दूत बोसेफास स्वप्नांत: 
दर्शन देऊन म्हणाला, ऊठ, बाळक व त्याची आईेः-यांस . 


घेऊन मिसर 'देह्ास- पळून जा, “आणि मी तुल्ल तेथून 
जाण्यास सांगेन तोंपर्यंत तेंथें ऐस; कारण, बाळकाचा 


घात. कराषयासः हेरोद त्याचा शोध करणार आहे. १४: मंब ।. 


तो उडून बाळक-व त्याची आई' यांस रात्रीं घेऊम-मिसर 
देद्यांत निघून . गेछा; १५-आणि :हेरोदाच्या : मरणापर्मंत 


तेथें राहिला; “मीं आपल्या पुत्राला मिसर देशांतून 
बोलाविळें आहे, ' असें. जे: प्रसूर्ने संदेष्याच्या द्वारें सांगितलें 
होतें तें पूर्ण व्हावें म्हणून असें झालें 
बेथलहेम येथील मुलांची देरोद कतल करतो 

१६ तेव्हां मागी लोकांनी आपणाला फसविले हें 
पाहून हेरोद अतिदाय रागावला, आणि जो काळ त्यानें 
मागी-लोकांपासून नीट त्रिचारून घेतला. होता त्या काळा- 
प्रमाणें त्याने बेथलहेमांत ब. त्याच्या सर्वे सीमांत जे दोन 
वर्षांचे व त्यांहून कमी वयाचे वाळक होते. त्या सर्वास 
'माणसॅ पाठवून त्यांजकडून जिवें मारविले. 

१७, १८ रामा येथें रडणे व मोठा आकांत यांचा दाब्द 

: राहेल आपल्या: मुलांकरिता रडत आहे, : 

आणि तीं. नाहींत म्हणून ती सांत्वन पावेना, 
असें जे यिर्मया संदेष्ट्याच्या. द्वारें सांगितठें होतें तें त्या 
समयीं पूर्ण झालें 
मिसराहून परत येणे 

१९, पुढें हेरोद मरण पावल्यावर, पाहा, प्रभूचा वूत 
'मिसर देशांत योसेफास स्वभांत दर्शन देऊन म्हणाला, २० 
ऊठ, - बाळकास व त्यच्या आहेस . घेऊन इत्वाएलाच्या 
देद्यांत जा, कारण. बाळकाचा जीव घ्यावयास :जे. पाहत 
होते. ते मेले आहेत. २१ तेव्हां तो उठून बाळक व 
त्याची: आई यांस घेऊन इस्राएलाच्या देशांत आला; ९२ 
परंतु अर्खेलव्र हा आपला 'बाप: हेरोद याच्या जागीं 
'यहूदीयांत राज्य करीत आहे, हें ऐकून तो. तेथें. जाण्यास 
भ्याला; आणि स्वझांत सूचना झाल्यामुळें. तो. ग्रालील 


| प्रांतांतः--निघून . गेला, २३ व. नासरेथ नांवाच्या गांधीं 


जाळन राहिला; यासाठी कीं “त्याला नासोरी म्हणतील * हे 

'जे-संदरेष्टयांच्या द्वारें सांगितलें होतें तें पूर्ण व्हावें. :...* 

बाशिस्मा करणारा योहान आणि त्याचा संदेश 

१ त्यां दिवसांतः बाशिस्मा करणाय योहान यहूदी- 

याच्या रानांत . प्रगट होऊन असा -उपदेक्ष करिता 
झाला.की २;पश्चात्ताप करा, «कारण स्वगोचें राज्य 

:जवळ-आलें आहे. 

उपडे अस्ण्यांत घोषणा करणाराची वाणी झाली. कीं 
1. 


म्य अ० ३:२३-६४५११ 





ग्रंमुवाभोर्गतिद्धकरा, पाहा, आकाश उघडलें; तेव्हां त्यानें देवाचा आत्मा कबुंतरा- 
त्याच्या वाटा नीट करा, .| सारखा उतरतांना व आपेस्तरर येतांना पाहिला; १७ 
असें ज्याविषयी यशया संदेष्ट्याच्या द्वारें सांगितळें होतें |.आणि पाहा, अशी आकाशवाणी झाली-डीं. हा.-माझा परत्र, 
नभ रिका औहानोचें वक्ष उंटाच्या केसांचें होतें, | मल्य परमप्रिय, याजवर भी संतुष्ट आहे. ' 
कातच्याचा कमरबंद: होता, आणि त्याचा का 
ऑर: होळ ब 'रानमधं होता. ५ तेव्हां यरदाछेम, सवे | अरण्यांत येशूची परीक्षा 
यहूदीया व यादेनेच्या आसपासचा अवघा प्रांत त्याजकडे १ तेव्हां -सेतानांकहून ..येश्ची परीक्षा. म्हावी 
छोटा: ६ त्यांनीं आपलीं पापें पदरीं घेऊन यार्देन नदींत । ($$ म्हणून आल्म्यानें. त्याला रानांत नेलें. २. मग. तो 
त्याजपासून बाप्तिस्मा घेतला; ७ परंतु परूश्ी व सदूकी चाळीस दिवस व चाळीस .रात्री उपाशी राहिल्यानंतर 
यांच्यापैकी बहुत जणांस आपणाकडे बासिस्म्यासाठीं | त्याला भूक लागली. ३ तेव्हां परीक्षक त्याजजवळ 
येतांना पाहून त्यानें त्यांस म्हटें, अहो सापांच्या. पिलांनो, | येऊन म्हणाला, तृ. देवाचा घुत्र असलास तर या 'बोब्यांच्या 
होणाऱ्या क्रोधापासूनं पळांबंयास 'तुम्दांला कोणीं सुचविळें £ | भाकरी व्हाव्या अशी आज्ञा कर;.४ परंतु त्यानें असें उत्तर 
८ यास्तव पश्वात्तापास योग्य असें फळ द्या; ९ आणि | दिळें कीं 
अन्राहाम आमचा बाप आहे, असें म्हणण्याची कल्पना | मलुष्य केवळ भाकरीने नाहीं 
आपल्या मनांत आण नका; कारण मी तुम्हांस सांगतो, | तर देवाच्या सुखांदून निघणाऱ्या 
देव अन्राहामासाठीं या दगडांपासून मुलें उत्पन्न करावयास : प्रत्येक वचनाने वांचेल, 
समर्थ आहे; १० आणि आतांच झाडांच्या मुळाशी कुऱ्हाड | असें लिहिळें आहे. :7.मग सैतानाने त्याला पविञ्न नगरांत 
ठेवळेली आहे; जें जें झाड चांगळें फळ देत. नाही. तें तें | नेऊन संदिराज्या कंगोऱ्यावर उभें केळे, ६ आणि त्याला 
तोडून अभींत टाकिळें जाते. ११ मी पाण्यानें तुमचा | म्हटळे, तं देवाचा पुत्र. असळास तर खालीं. उडी टाक, 
बािस्मा पश्चात्तापासाठीं करितों; परंतु जो माझ्या मागून । कारण असें लिहिलें आहे, 
ग्रेतो तो मजपेक्षां समर्थ आहे, त्याच्या बाहणा घेऊन | तो आपल्या दूतांस तुजविषयीं आज्ञा करील, 
चालावयास मी योग्य नाहीं; तो पवित्र आत्म्याने व अभीने |. आणि तुझ्या. पाय़ांला धोंब्यांची ठेच 
तुमचा बाप्तिस्मा करील. १२ त्याचें सूप त्याच्या हातांत लागूं नये म्हणून ... . 
आहे, तो आपलें खळें अगदीं निर्मळ करील; आपले गहूं | ते तुला हातांवर झेळून धरतील, 
कोठारांत साठवील पण भूस न बिझत्या अभीने जाळून | ७ येह त्याला म्हटलें, आणखी असें लिहिलें आहे 
यकील. की, “ प्रभु. जो तुझा देव त्याची परोक्षा पाहुं नको. 
येशूचा बासिस्मा <. नंतर सैतानाने त्याला एका मोठ्या उंच डोंगरावर नेऊन 
१३ तेव्हां येश योहानापासून बापिस्मा घेण्याकरितां | जगांतील सवे राज्यें व त्यांचें वेभव त्याला . दाखविलें; 
गालीलाहून या्देनेवर त्याजकडे आला; १४ परतु योहान | ५ आणि त्याला म्हटलें, तूं. पायां पडून मला नमन 
त्याला. मना करून म्हणाला, मीं आपणापासून बासिस्मा | करिश्ील तर मी. हें सवे तुला देईन. १० तेव्हां येशू. 
घ्यावा, असें असतां आपण मजकडे येतां.काय १ १५ येशून | त्याला. म्हणाला, .अरे सैताना, निघून जा, कारण 
त्याला उत्तर दिळें, आतां हें होऊं दे;. कारण या प्रकारें. | प्रभु तुझा देब याला. नमन कर, 
सर्वे धर्म पूर्णपणें पाळणे. हें आपणांला-योग्य:भाहे.': तेव्ह: |. - वः केवळ त्याचीच उपासना कर, 
त्यानें त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे होऊं दिलें. ४६ मग:चापतिस्मा.  असें-ल्हिळें- आहे: १३-सग सैतान त्याठा सोडून. गेला;- 
चेतल्यावर येश. पाण्यांतून लागलाच बर आळा आणि: | आणि-पाहा,. देवदु्तांनी्येऊन-त्याची<सेवा केली. न 
; 


अ० ४४१ २-५ ष्ट 


- गालीलांतील कंफणेहमं येथं येशू जाऊन 


मत्तय 


त्याजकडे आणिलें, आणि त्यानें त्यांस. बरें केलें. २५ मग 


"| गालील, दकापलीस, यस्दालेम, यहूदीया व- यादेनेच्य़ा पली- 
१२ नंतर : योहान बंदींत पंडलां आहे हें ऐकून येश्चू | कडचा देश यांतून लोकांचे थब्यांचे थवे त्याच्यामागे चालले, . 
डोंगरावरलें 


*गालीलांत निघून गेला; १३ आणि नासरेथं सोहून जबुळून 
ब नफताली य्रांच्या हद्दीत . असलेल्या समुद्रतीरावरील 
कफर्णहूमास जाऊन राहिला; १४ यासाठीं की यशया 
संदेष्याच्या दोरे जें सांगितळें होतें तें पूर्ण व्हावें; तें असें 
कीं, १५ जबुळून प्रांत व नफतांली प्रांत, समुद्रतीरींचा, 
यारदेनेच्या पलीकडचा. देश, :' 
बिदेशी लोकांचा. गालील, न 
१६ अशा अंधकारात बसलेल्या लोकांनीं मोठा: प्रकाश 
पाहिला, आणि मृत्यूच्या प्रदेशांत व- छायेत ग 
बसलेल्यांवर ज्योति उगवली आहे. 
येशू उपदेश करण्यास भारंम करतो 
१७ तेव्हांपासून येवा उपदेश करीत बोल लागला कीं 
थश्चात्ताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य अवळ आलें आहे. 
प्रथम दिष्यांचं पाचारण . 
१८ नंतर ग्रालील समुद्राच्या काठी 'बालत असतां. 
- त्यानें पेत्र म्हटलेला शिमोन व॒ त्याचा भाऊ अंद्रिया ह्या 


द्रक्चन 1-0 क 
१ तेव्हां लोकसमुदायांस पाहून 'तो: डोंगरावर: 
टु गेल, व खालीं बसल्यावर त्याचे क्िष्य: त्याच्याजवळ. 


२ मग तो तोंड उघहून त्यांस श्रिकवू लागला कौ, 
'न्यबाद 

- ३ जे आल्म्यानें ' दीन! ते धन्य, कारण स्वगोचें राज्य 

४ जे शोक करितात ' ते धन्य, कारण. “ त्यांस 
सांत्वन प्राप्त होईल. 

७५.” जे साम्य ! ते धन्य, कारण ' त्यांस एष्बीचें ब्रतन 
मिळेल, 

६ जे. धार्मिकतेचे. सुकेळे ब. तान्हेे ते अन्य, कारण 
ते तृप्त होतील 

७जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांजवर दया करण्यांत येईल. 

८ *जे अंतःकरणाचें शद ! ते धन्य, कारण ते देवाला 


दोघां भावांस समुद्रांत पाग टाकितांना पाहिलें; ते मासे । पाहतील. 


घरणारे होते. १९ त्याने त्यांस म्हटलें, माझ्यामागे चला, 
म्हणजे मी तुम्हांस मनुष्ये धरणारे करीन. २० मग ते 
लागलेच जाळीं सोडून देऊन त्यांच्यामागे चालले. २१ 
तेथून पुढें गेल्यावर त्याने दुसरे दोघें भाऊ म्हणजे जन्दोचा 
पुत्र याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांस आपला बाप 
जब्दी याच्याबरोबर तारवांत आपलीं जाळीं नीट करितांनां 
थाहिळें, आणि त्यानें त्यांस बोलाविळें. २९ मग ते तारू 
च आपला बाप यांस लागलेंच सोडून त्याच्यामागे चालले. 
'त्याची गालीलांतील फेरी च काम 
_ २३ नंतर येळ, सभास्थानांत शिक्षण देत, राज्याची 


सुवातो गाजवीत आणि लोकांतळे सवे प्रकारचे रोग व सवे | 


- . प्रकारचीं दुखणीं बरी करीत सवे गांलीलमर फिरला; २४ 
आणि त्याची कीर्ति सूरिया देशभर पसरली; तेव्हां ज्यांत 
नाना प्रकारचे रोग व वेदना लागल्या होत्या, जे मूंतम्रस्त 


९ जे शांति करणारे ते धन्य, कारण त्यांस देवाचे पुत्र 
म्हणतील. 

१० धार्मिकतेकरिता ज्मांचा छळ झाछा आहे ते धन्य, 
कारण स्वगोर्चे राज्य त्यांचें आहे. ११ जेव्हां माझ्यामुळे 
लोक तुमची निंदा व छळ करितील आणि तुम्हांबिरूद 
सवे प्रकारचें वाडेट टबाडीरनें बोलतील तेव्हां तुम्ही धन्य. 
१२ आनंद व उल्हास करा, कारण स्वर्गौत तुमचे प्रतिफळ 
मोठें; तुम्दांपूर्वी जे संदेटटे होऊन गेळे त्यांचा त्यांनी तसाच 
छळ केला. 


मिठावरून व दिव्याषरून रिकविळेले घडे. 
4३ तुम्ही एथ्वीचें मीठ आहां; जर मिठाचा. खारट- 
पणाच गेला तर त्याला खारटपणा काने येईल: तें 
बाहेर टाकण्यांत- येऊन माणसांच्या पायाखाली तुडविले 
जांवें याविवाय कोणत्याहि उपयोगांचें नाहीं. १४ तुझडी 


केपरेकरी व. पक्षचाती होते. अशा सर्वे दुखणेकऱ्यांस | जंगाचो प्रकादा आहां; डोंगरावर वसळेळें नयर लपत 


मत्त , अ० ५४१४-२८ 





नाही; १५ दिवा लावून मापाखालीं. ठेवीत नाहींत, दिव- । कदाचित्‌ ' वादी तुला. न्यायाधीशाच्या हातीं. देंडेळ,: न्याया 
ठगीवर ठेवितात, म्हणजें तो. घरांतील सर्वांवर उजेड. | धीश तुला श्रिपायाच्या हातीं देईल, आणि तूं बंदिशाळेंतः 
पोडितो; : १६ त्याप्रमाणे. तुमचाः उजेड लोकांपुढे पडो, | पडझील. :२६ मी. तुला खचीत सांगतो, त. :दुमडीनः 
"यासाठी कॉ. त्यांनी तुमचीं चांगलीं 'कार्मे पाहावी; आणि दमडी फेड्झील.तोंपर्यंत तिच्यांतून तुटणारच: नाहींस 
वुमंच्या स्वगीतील पित्यांचें गौरव करावें हळू १ अशुद्धता 
जुने नियमशास्त्र व येशूची शिकवण **.; २७ व्यमिचार करूं नको” म्हणून सांगितलें: होतें; हे 
६ उॅनियमशात्र वासंदेष्ट्यांचे ग्रंथदी'स् करोवयास मी: तुम्दी ऐकले आहे. २८ मी तर तुम्हांस सागतो," भो-क्रोणी 
आलों असे समजू नका; रद्द करावयास नाहॉ, तर पूर्ण | खरीकडे कामदृष्टीनें पाहतो त्यानें आपल्या ' ंतःकरणानें 
कंराबयासं आळों आहें. १८ मी तुम्हांस खचीत सांगतों; | तिजबरोबर व्यमिचार केलाच आहे. ९७ तुझा उजवा 
ओंकार व एथ्वी 'नाहींतशी होतपर्यंत संवे गोष्टी पूर्णे | डोळा तुंलो अडखळवितो तर तो -उपटॅनं 'टाकून दे 
आल्यावाचून नियमशात्राची एक मात्रा किंवा एक बिंदु | कारण तुझें: संपूर्ण शरीर नरॅकांत टाकटें-: जावे यापेक्षां 
नोहीर्सा होणार नांही. १९ यास्तव जो कोणी या अगदीं | तुश्या एका अवयवाचा नाश व्हावा यांतः तु्शे बरे 
लहान आज्ञांतील* एक रह. करील व तदनुसार लोकों्स | आहे. . २० तुझा उजबा-हात तुला अड्खळंवितो' तर तो 
क्षिकवील त्याला स्वगींच्या राज्यांत : अगदी लहान | तोहून टोकून दे; कारणं तुझें संपूण शरीर नरकांत परावे 
म्हणतील; आणि जो कोणी. त्या: पाळील व॑शिकवीठ | योेक्षा तुझ्या एका भवेयवॉचा मोशे व्हॉधा' यांत तुझें. बरें 
आहे. “३१: कोंधी जपली बायको टॉकिली तर त्यानें 
कृंतो | तिला सूटपत्र बारवे, 7 हेंहि सांगितलें होते. ३२..मी. तर 
भघिक ' झाल्योंबांचून ” स्वगाच्या राज्यांत. तुमचा प्रनेश ' तुम्हांस सांगतों. की *ओ' कोणी :आपली बायको व्यमि> 
होणारच नाहीं. चाराच्या . कारणाषींचून :टाकितो' तो : तिला, व्यमिंचारिणी 
४५ -. “. शेगनेब करितो; आणि जोः कोणी भेशा : टाकिलेल्या क्ीवरोषर 
“९१ “मनुष्यहत्त्या करू »:आंणि जों कोणी 


लके करितो तो व्यभिचार करितो. 

मलुष्महरया करीर ती न्यायेसभेच्या “दंडास पात्र होईल, . “: - : दापथा वं खरंपंण 
असेंःओलीन कोंकांस सांगितठें होतें हे. तुद्दी ऐकर आहे. | ३३ “ खोटी हपथ. वाहूं नको, ' तर “ आपल्या शपथा 
रर | प्रभूपुढें खऱ्या कर म्हणून प्राचीन लोकांस सांगितलें होतें. 
क: | हेंहि तुम्ही ऐकर्ळे आहे. २४ मी तर. तुहिंस' सांगतो. 
र म्ड्गेल म्हणून वाईच नका; ' स्वतची नका. कारेण "सॉ. 
तो वरिष्ठ सभेच्या दंडास पात्र होईल; आणि “जो 'कोंगी | देवाचें सिंहासन आहे; रॅ५ “ पष्वीरचीहि  मैक्रा, कारण 
त्याला, अरे मूर्खा, अर्से म्हणेल, तो अभिनरकाच्या | ती त्याचे पादासंन' आहे; ? यरुडरेमाचीहिं नका; कारण 
दंडास पात्र होईल... २३ यास्तव. तू: आपटे दान! ते * थोर राजाचे नगर! आहे. २६ आपल्या मस्तकाचीहि 
आर्पिण्यास विदीजवंळ॑ आणीत अस्ता, लापेण  आपस्या | शेर्षथ*्याहे नको,” कारण तुझ्याने एकहि केंस पांढरा किंबो. 
मांचे अपराधी आहों असें तेथें तुलोः स्मरण झोल. रहे! कला किरत नाई! १ बोलणें शेये तर हीन, 
तरे तेथेच वेदीपुढे आपले दान तर्सेच ठेव आमि न्य्चि  किंबी तोंड तरा नती, 
और प्रथम आपल्या. भावाबरोबर: संगेट-केर:. मंग-बॅकर्न | त॑ वॉईमंपासर्न माहे. 
अपॅले. दाने अधण कर: २५ प ग्ठ्ट र 
बॅटित जहिंतत तोंच रंगाेरोषर ल्वकेर सर्मेटे' कर! नाहीतर | 














अ० ५५३८-६४५१८ 





._ त्याजकडे दुसरा गाळ कर;:४० जो.तुजवर 
फियोद करून तुझी. बंडी.. घेऊं पाहती, त्याला-- तुझा 
अंगंरखाहि घेऊं दे; ४१ -आणि जो कोणी तुला वेठीस 
धरून: एक कोस-नेईल त्याजबरोबर दोन कोस जा. ४२ 
जो तुजजवळ. मागतो. त्य़ाला दे, आणि. जो तुजपासून 
उसने. घेऊं 'पाहतो त्याला पाठमोरा होऊं नको. 
प्रेम व खर्वोगपूर्ण शील 
४३. आपल्या शेजार्‍्यावर प्रीति. कर? व..आपल्या 
वैऱ्याचा द्वेष कर; असें सांगितळें. होतें तें तुम्ही ऐके 
भोहे. ४४ मी तर तुम्हांस सांगतो, -तुम्दी आपल्या वैऱ्यां 
वेर प्रीति करा, आणि जे.तुमचा छळ करितात: त्यांच्यासाठी 


प्रार्थना करा;-- ४७५: म्हणजे तुम्ही . आपल्या. स्वर्गातील. 


पित्याचे पुत्र व्हाल; झारण-तो.:वाइटांब्रर द :चांगल्यांत्रर 
आपला सूर्य डयवितो, आणि: धामिकांवर च अधामिकांवरहि 
पाऊस पाडितो. ४६ जें तुम्हांपर प्रीति करितात - त्यांजवर 
तुम्ही प्रीति :करितां-तर: तुम्हांत्य, काय प्रतिफळ £ जकाल- 
दारहि तसेंच .करितात कीं नांही. ४७. ाल्रि तुम्ही आपल्या 
भाऊबंदांस मात्र सलाम करितां. तर. त्यांत विशेष. काय 
करितां १ बिदेशीहि तसेंच करितात: कीं नांही £ ४८. यास्तव 
जसा तुमचा स्वर्गीय पिता. पूर्ण आहे. तसे ' तुम्ही पूर्ण व्हा. 


खुत्त दानघम 


%मतुप्यांनीं पाहावें या. हेतल :तुम्ही... आपलें 
& भसोचरण.: त्यांच्यासमोर न..कुरण्याब्रिषयीं जपा; 

'तुद्षच्या स्वर्भातील पित्याजबळ तुम्हांस प्रतिफळ 
नाही: २ यास्तन:तूं धर्म करितोस तेन्ह्यं मनुष्यांनी. आपली 


कीर्ति वर्णावी: म्हणून ढोंगी असे सभाल्यानांत व उस्त्यांत | 


आपणांयुढें करणा वाजबितात, तसें करूं नको. सी:तुम्होस 
खर्चीत सांगतों कीं त्यांस आपे प्रतिफळ भल्न.-मिळाळें 
भ्राहेः. ३ तउतर . धर्म करतोस तेव्हां तुझा उजबा इत 
-क्ाय करितो हे तुझ्या ड्राव्या हाताला कळू नये; $ मासाठी 
भक घर्म करणे गुप्तपणे ,व्हावे, म्हणजे तुझा गुंतदर्शी 





सांगितले. होतें हॅ तुम्ही ऐकलें आहे. २५ मी तर तुम्हांस । 
सांगतों; दुटाठा 'अडवू नका; जो कोणी तुझ्या.उजव्या | 





युध प्रार्थना 

५ तसेंच तुम्ही श्रार्थनाः करितां तेव्हां ढोंग्यांसारिखे 
होऊं नका; कारण मलुष्यांनीं आपणांस पाहावे म्हणून 
सभास्थानांत व चवाठ्यांवर उर्भे राहून प्रार्थना करणें त्यांस 
आवडतें. मी तुम्हांस खचीत सांगतों कीं ते आपलें प्रति 
फळ भरून पावठे आहेत. 4. तू तर प्रार्थना करितोस तेव्हां 

आपल्या खोलींत जा, व दार लावून ' अल्या गुप्तवासी 
पित्याची ' प्रार्थना कर म्हणजे तुझा. गुप्तदशी पिता तुला 


- | फळ देईल. ७ तुम्दी झार्थना करितां तेव्हां. विदेऱ्यांसारखी 


व्यर्थ बडबड करूं नका; आपल्या बहुभाषणामुळें आपलें 

मागणें मान्य होईल. असें त्यांस वाटतें. ८ तुम्ही त्यांच्या 

सारिखे होऊं-नका,:.कारण तुम्हांस जें कांहीं. अवऱ्य भाहे. 

तें 'वुम्दीं मागण्यापूर्वी तुमच्या पित्याला कळतें डा 
प्रभूची प्रार्थना 


९_..यास्तव या:प्रकारें प्रार्थना:करा.: हे आमच्या स्वर्गा- 
तील . पित्या, तुरे -:नाम पवित्र. मानिळें जावो. १०. तुझे 
राज्य येवो. जसें.स्वर्गात तसें एथ्वीवरहि तुझ्या इच्छेप्रमाणे 
होके, ११ आमची रोजची भाकर. आज आम्हांस दे; १२ 
- आणि जसें आम्हीं आपल्या क्रर्ण्यांस कण सोडिले आहे 
तशीं तूं आमची कणे अपढांस सोढ, १३ आणि आम्हांस 
परीक्षेत आणूं नको; तर आम्हांस... वाइटापासून सोडीव. 
[कारभ की. राज्य;: सामच्ये भाणि गौरव. हीं सवक्राळ. तुझी 
; आहेत, आमेन. ]. १४ जर तुम्ही. मनुष्यांच्या अप्रसघांची 


'|' क्षमा करिलां तर तुमचो स्वर्शाय पिता तुम्हांस क्षमा. करील, 


: १९: परंतु, जर तुम्ही ,मलुष्यांच्या अप्रराप्रांची क्षमा. करीतः 
नाही: तुर: तुमचा , पिताः तुमच्या .भरराथांची: क्षमा 


१६ तुम्ही उपास करितां तेव्हां ढोंम्यांसारिखे म्लानमुख 
हेळं नका, कारण आयणांस. उपास आहे:असें मनुष्यास 
' दिसावें म्हणून: ते आपळें तोंड विरूप-करितात्त.-मी तुझांस 
: खचीत सांगतो कीं ते आपलें. प्रतिफळ."अरून -पावहे 
आहेत. :9७: ते. तर उपास... करितोस-- तेव्हां आपल्या 
' होक्याखा-तेळू- झाब, व॒ आपलें, तोंड, धू; १८ यासाठीं 
 झॉ.तुःठपासः करिलोस हें . मयुष्यांच-दिसार्दे : म्हणून नव्हे. 
६ 


अ० ८:१८-७४११ 





ठर तुझा :गुप्तवासी:'पिता गाळा दिसावे, म्हणजे तुझा 
बुपदर्शी पिता तुला फळ देईल. 


खरीखुरी संपत्ति 
$९ 'पथ्वीवर आपणांकरितां संपंत्ति सांठवू. नका; लेंथे 


कसर क॑ जंग खाऊन नाश करितात, आणि चोर घर फोडूने 
चोरी-करितात; २०- तर. स्वर्गात आपणांकरिता | 


सांठवा; तेथे कसर व॑ जंग खाऊन नादा करीत. नाहींत: वथ. 


ओर घर फोडून चोरी करीत नाहींत;..२१ कारण जेथें. 


तुमचो संपत्ति आहे तेथें तुमचें चितहि असणार 
न प्रकारा आणि अंधार 


२९ डोळा शंरीरांचा दिवा आहे; यास्तव तुक्ा डोळा 


निर्दांष. असला तर तुझ संपूणे शरीरं प्रकादामय होडेल, 


२३ पण तुझा डोळा सदोष असला तर तुझें संपूर्ण शरीर . 


अंधकारमय होईल; यास्तव पुझ्यांतील॑ प्रकाश अंघार 
'असला तर तो अंधार “केवढा! २४ 'कोणाच्याने दोन 


सन्यांची चाकरी करवत नाहीं, कारण तो एकाचा द्वेष : 


नकरील ब दुसर्‍यावर प्रीति केरील; अथवा एकाशी निष्ठेने 
करोल व दुसऱ्याला पुख्छ मानील. तुमच्याने . देवींची 
आणि घनाचीहि सेवा करवत नाहीं. टं 

चिंतां आणि देवावर भाव 


विषयी, म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे; आणि 


आपल्या शरीरांविषयीं, म्हणजे आपण काय पांघरावें; अज्ी . 
काळजी करू नका. अन्नापेक्षां जीव व वस््रापेक्षां शरीर 


विशेष आहे कीं नाहीं १ २६९ .भाकाझांतील'पाखरें लक्षपूर्वक 
माहा; तीं पेरीत नाहींत, कापीत नाहींत, व कोठारांत 
सांठंवीत नाहींत; तरी तुमचा स्वर्गीय पिता त्यांस खावयास 
'दवेतो; तुम्ही त्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहां कीं नाहीं १.२७ 


जें रानांतळें गवत. आज आहे. बउद्यां भट्टीत. पडतें त्याला 





जर देव असा' पोषाख घालतो, तर, अहो अत्पविश्वाही; 


। तो विश्षेषेंकरून तुम्हांस पोषाखं घालणार! नाहीं क्रोय 2:हेते 


। यास्तव काय खावे, काय प्यादे, काय पांघरावें,-असें म्हणतं. 
काळजी' करीत बसूं नका. ३२ कारण ही. संपे: 

विदेशी: लोक:खटपट करितात; या सर्वाची 
आहे हें तुमच्या स्वर्गीय पित्यास ठाऊक-आहें. 

तुम्ही प्रथम त्याचें राज्य व त्याची धार्मिकता मिंळवावरयांची 
'खटपट करा, म्हणजे यांबरोबर तींहि सवे तुम्हांस मिळतील. 





' रेड यास्तव उद्याची काळजी करू नका; कारण उंयोची 


काळजी: उद्या; ज्या. दिवसाचे दुःख त्या दिवसाला पुरे. 








१ तुमचा न्याय होऊं नये. म्हणून . तुम्ही न्याय 
(७ करूं नका; २ कारण ज्या प्रकारचा तुम्ही न्याय कराल 

प्रकारचा तुमचा न्याय होईल आणि. ज्या” मापाने 
तुम्ही माप घालितो त्याच मापाने तुमच्या पदरीं पॅडल: ३ 
तूं आपल्या ढोळ्यांतळें सुंसळ प्यानांत न आणिता आकर 
भावांच्या 'डोळ्यांतलें. कुसळ काँ पाहतोस १. :४” अथंबीा 
तुझ्या डोळ्यांतेळें कुसळ मेते: काढे दे असे तूं आपल्या 





| मांवाा कसें म्दणशील ई पाहा, तुझया डोळ्यांत. तर मुसळे 
-। आहे.'५ अरे दोंग्या, पहित्यानें आपल्यो शेळेमातिळें सुसळं 
.. २५'यास्तव मी तुम्हास सांगतो. कीं आपल्या जीवा-. 


काढ, : म्हणजे ऑपल्या भावाच्या. डोळ्यातले कुसळ काढी- 
बँयासं- तुटा- स्पष्ट दिसेल. ग 

६ जें पवित्र ते कुत्र्यांस धाळं नका; आणि आपलीं 
मोत्यें डकरांपुढें टाकू नका; टाकाल तर तीं त्यांस पार्यां- 
खालीं तुडवितील व उलटून तुम्हांस फाडितील 

७ मागा म्हणजे तुम्हांस :- दिळें . जाहल, .. शोधा 


जी .| म्हणजे, .तुम्हांस .. सांपडेल, “-ठोका > म्हणजे : तुंग्दांस 
करून आपल्य़ा. आयुष्याची दोरी हातभर वाढवावयास . 
तुहांतील कोण समर्थ आहे? ९८ तसेंच वल्लाविषयीं कां. 
काळजी. करितां £ रानांतील भूकमळें कशीं वाढतात हॅ 
'हक्षांत आणा; तीं कष्ट करीत नाहींत व कांतीत.नाहींत;.: 
२९ तरी मी तुम्हांस सांगतों की. दलमोन देखील आपल्या: 
संव वैभवांत. त्यांतल्या एकासारिखा:-सजला नव्हतां. ३० : 


उघडले. जाईल;.-:द: कारण जो कोणी मागतो. त्याला 
मिळते; जो शोघितो त्याला सांपडते. वः: जो. ठोकितो व्यास 
उघडे. जाईड. ९ आप्रल्या पुत्राने माकर मागितली. तरं 
त्याज्य घोंडा देडेळ;:१० आर्णिज्मासा मागितला:तर .त्याळो 
साप देईल, असा तुम्हांमध्ये: कोण असुष्यं आहे १०११ 
यास्तव तुम्ही . वाहेंट असखंतां* छापल्या. मुलांस चांगल्या 
देणग्या : देण्याचें सभजता, तर तुमरर्वास्वर्मातील  पित्या- 


-्च्ञे 


अर 4:2८9% अत्तय़ 


जवळ:्षे मागतीत त्यांस. तोःकिलीबिणेषेकरून. चांगल्या | त्यांप्रमाणे वर्ततोःतत्ये कोणाएका..झहांण्या.. मनुष्यासारिख 
देणग्या: देई डर» स्या फरत ठरेल: त्यानें आपले घर. खंडक्राव्र बांधिलें£' २५- मृग 
पाऊस पडला, "पुर अल्ला: काराहि: सुटला, व त्या घरास 
पना नाडऱ्योकेहिला(:ेकांबी जसें तुम्ह्यंबंसेबर वेतनं:-करावें । लग्राला; तरी-ते पडळ नाही; :क्रारणत्यांचा:त्रौया खडकावर 
पहूशूत. तुमभी 1इकछा, आहे. . तसेंचेः तुग्हीःत्यांबरोबह-ब्रतेत । घातला :होता..> ६: तसेंच जो. प्रत्येक जण-माझीं ही कथन 
संदिष्टद्यॉस्र यांचें र शकून त्यांप्रमाणे. ब्रतैत नांहींःतो क्रोणाएका मूर्ख मनुष्यासा 
द ढे... ॥ रेखा ठरेल;त्यानेःओआपले:धर वाळूवर बांधिले,: २७ : मस 
$₹., भर्रदाः दरवाजॉने , आंत 'जेरकारण -नादयाकडे | पाऊस -पडला,. पूर आला, : वाराहि: सुटला; वः त्या घरास 
जाण्य़ाचाः'दरबाजाः हंद व:मागे. पसरट आहे; आणि. त्यांतून । ठागला; तेव्हां ते क्रोसळलें व फारच जोरानें'पंडळें.!::-: 
आंत ' जाणाबरे:बहुत' आहेत; : १४ औत्रनाकडे जांग्याच्ता | २८ येशनें ही वचनें समाप्त केल्यावर असें झालें की 
दरवाजा. अर्रद ब-मार्ग संकोचित अहे ;:णि- ज्यांस तो | लोकसमुदाय त्याच्या शिक्षणावरून .थक्क झाळे;. २९ कारण 
सांपडतो. ते भ्रोडके आहेत. .... तो, त्यांच्या झाळ्यांप्रमाणें .नव्हे. तर . अधिकारसंपन्न 
८००१ ६. खरे,व खोटे व्रिक्क असल्यासारखें.त्य़ांस:शिक्‌वींते असे. ३ 
*---त५त्कोक्मा :संदेष्यांविषयीं-जपा,...ते -मेंडतंच्या: वेषाने । ;..-.  ... मह्वरोम्यास-बरे करणे ..... 
जम्दाळडे प्रेतात्, .तरी. अंतरी. कूरू, लांहूपेच. आहेत. ;9६ 9:-मग .तो 'डोंगब्ररूक: उतरल्यावर लोकांचें 
कुी््यांनम-फळांबरून-त्यांस- ओळच्ञाक:!कांदेस-झाऊ- । (८ .न्यांच: थवे, र्‍त्याचफम्रागे -कालले... २..तेव्हु प्राह्म, 
वरून दक्ष, "हिर :रिंगणीच्या: झमुडावळ्काचंतीर आदितात । ::::)एक::कुणरोणी -येऊतन तमच्या पाया. -पडून :म्दमाला, 
तम १:११ त्याप्रमाणे प्रत्येब्रांगळे झ्ञाडलपंराळे'कळवेले, | परयुज्ी, झापली, इच्छा. असलीःतूर मला. खुद करावस 
आणि बाईट झाड वाईट फळ देतें... १ऱ्यांगल्या अाडाऱा । आपण शक्तिमान आहां. «२ त्यार त्याने ात:पुढें करून 
काईर झळेंब्येत, नाहींत, आणि वाईट भ्ाझला:जांग्रलीआळें . त्याला स्पर्श केला व म्हटलें, सही इच्छा आहे, घद्द हो; 
जेत. नाहींक: ४१: झाड--चांगळें क॒ळ- देत. नाहीं तें-तें | तेव्हंच. त्याचें कुष्ट जाऊन तोऱछुद, झाला..४--मग येशरने 
तोडून अभ्ींत टाकण्यांत येतें. २ यक्षतवः चुम्ही.: त्यांचा | त्याला म्हटलें, संभाळ, कोणाला सांगू .नको;. .तर जाऊस 
'फळांन्नसूम़'त्यांस.ओळखाक़. .51:::: .: क” ४. > | आपणास “ याजकाला दाखीव, आणि त्यांस ग्रमाथ:परऊवें 
"उक्ति अर्फि-कलि :1155 ?-. । म्हणून मोझात्रे जे अर्पण नेमिलें आहे तें वाहा. :-.:. 
:. २१ मला:प्रमुंजी, ,प्रथुजी, असें. म्हणणाऱ्या अत्येकाचा 2» >. जमादाराच्या चाकरास बरें करणे :. . 
प्रवेश स्वगांच्या:सरन्यांतःहोईलः असें नांही; !तर जो माझ्या.। ... ५ मगऱ्येश्‌ कफ्णडूमास आल्यावर कोणाएका जम्रांदा- 
स्वर्मीय पित्माच्या इज्ेप्रमाणेः वर्ततो त्ग्रीचा होहैल:- २२ | राने त्याजकडे येऊन त्यास अशी विनंति :केछी' कॉ; :६ 
त्या दिवशीं मला बहुत म्हणतील, प्रभुजी, गभुजी, “म्ही । प्रेयुजी, माझा चाकर पक्षघातानें अतिशय पीडित होऊन 
तुमच्या नांवानें: संदेशः-दिला, “. तुमच्य़ा- नांवार्नँ “भूर्ते । घरांत पडला आहे. ७ तो त्याहा म्हणाला, मी येऊन 
घालविली, -वः सुमच्यां नांकाने बहुत अद्वुत. कृत्ये “केली । त्याला बरें .करीन. ८ तेव्हां जमादाराने उत्तर 'दिलें.कीं. 
नाहीत काय १:२२ :तेव्हा' मी:- त्यांस. स्पष्ट सांगेन की | भरभुजी, 'आपण माझ्या छपराखाली: यावें. अशी. माझी 
: योग्यता -नोहीं; पण. शब्द मात्र-चोला, म्हणजे माझा चाकर 
! जबरा होईल.-.९ कार्ग-मीहि तानेदार संनुष्य असून माझ्या 
४.10 पर 9० क्षेन पये १.) स्वाधीन शिपाई आहेत; मीं एकाला जा म्हटलें म्हणजे ती 
२४-योस्तंब- जो'अधयेक>जण.:मोझी' ही: वंचरने*रेकूम । आतो, दुसऱ्याला-ये म्हटळें इदिणजे तो येतो, भाणि आपल्या 


ऱ्द न 

















अ० ८४९९४२ 





दासाहा: अमुक कर म्हटलें म्हणंजे तो तें करितो. १० हें . मेलेल्यांना पुरू दे. 


छऐेहून येशला आश्वर्य वाटळें व आपल्यामागे आलेल्यांस तो 
महयाल्य, सी. तुम्हांस खचीत सांगतो, एवढा विश्वास मला 
: इलएलॉतहि ञाढळला नाहीं. ११ मी तुम्हांस सांगतो कीं 
पूर्वेकडून व. पश्चिमेकडून ' बहुत. लोक. येतील, आणि 

अब्राह्मम; इसह्यक व याकोब यांजबरोबर स्वर्गीच्या राज्यांत 
. बसंतील;; १२. परंतु. राज्यांचे पुत्र बाहेरच्या अंधारांत 
ठाकिले आतील, तेथें रडणे व दांतखार्णे चालेल. १३ 
मम येद्व.: जमादाराला म्हणाला, जा; : तूं विश्वास धरल्या. 
श्रमाणे कुडी प्राप्त होवो. त्याच धटकेस तो. चाकर बरा झाला. 

शिमोनाची सासू व इतर पुष्कळ रोगी 

यॉस बरं करणे 

१४ नंतर येश्व पेत्राच्या धरांत गेल्यावर त्याची सासू 
तापाने पडली आहे असें त्यानें पाहिलें. १५ तेव्हां त्यानें 
तिच्या. हाताला. स्पा केल्यावर. तिचा ताप: निघाला; 
आणि ती उठून त्याची सेवा कू लागली. १६ मग 
संघ्याकाळ झाल्यावर लोकांनीं बहुत भूतम्रस्तांस त्याजकडे 
आणिलें; तेव्हां त्यानें भूतें शब्दानेंच घालविलीं, च सवे 
दुखणाइतांस बरें केलें. 

१७ त्यानें स्वतः आमचे विकार घेतले 

आणि आमचे रोग वाहिले, 

असें जें यशया संदेष्या'च्या द्वारें सांगितलें होतें तें पूर्ण 
व्हावें म्हणून असें झालें. 

शिष्य होऊं इच्छिणाऱ्या माणसांस लावा- 

बयाच्या. कलोट्या 

१८ मग येशर्ने आपल्यासभोवतीं .लोकसमुदाय आहे 
असें पाहून त्यांस पलीकडे जाण्यास आज्ञा केली... १९ 
तेव्हां कोणीएक शात्री येऊन त्याला म्हणाला, . गुरुजी, 
जेथे कोठें आपण जाल तेथें मी. आपल्यामामें येईन. २० 
येशूने त्याला म्हटले, खोकदांस बिळे व आकाद्यांतील 
पाखरांस कोटीं आहेत, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला डोकें 
टेकावयास ठिकाण नाहीं. २१ मग त्याच्या दिष्यांतील 
आणखी एक जण त्याला म्हणाला, प्रभुजी, मला पहि- 
ल्याने आपल्या बापाला पुरावयास जाळं द्या. २२ येने 
त्याला म्हटलें, तूं माझ्यामागे ये; आणि मेलेल्यांस आपल्या 


र 


बादळ शांत करणें 

२२३. मध 'तो 'तारवांवर चढल्यानंतर: त्याचे शिष्य 
त्याच्यामागे त्यांत गेले. २४ तेव्हां पाहा, समुद्रांत मोठें 
वादळ उठले, तें. इतकें कीं. तारू लाटांनी, झाकू लागलें; 
तो तर झोपॅत होता; २५ तेव्हां ते त्याच्याजवळ येऊन 
त्याला जागें करून म्हणाले, प्रभुजी, बचाव करा, आपण 
बुडतो. -२६ त्यानें. त्यांस: म्हटले, अहो अल्पविश्वासी, 
तुम्ही कां घाबरला £ _मग त्यानें उठून वारा व ससुद्र यांस 
दटाविलें; आणि अगदीं निवांत झालें. २७ तेव्हां तारवां- 


:. । तौंल मनुष्यांना 'आध्वय वाढून ती म्हणाली, हा कसा मनुष्य 


आहे? वारा व समुद्रहि याचें ऐकतात ! . 
गद्रेकरांमधील भूतत्रस्त 
२८ मग तो पलीकडे गद्रेकरांच्या देशांत गेल्यावर 
दोन भूतग्रस्त मनुष्ये कबरांतून निघून येत असतांना त्याला 
भेटली; तीं इतकी उदग्र होतीं कीं त्या. वाटेनें कोणाच्याचें 
जाववत नसे. २९ तेव्हां पाहा, तीं ओरडून म्हणाली, हे 
देवाच्या धुत्ा, आमचा व तुझा काय संबंध १. नेमलेल्या 
समयापूर्वी. तूं आम्हांस पीडावयास येथें आलास काय १ 
३० तेथें त्यांजपासून दूर अंतरावर डकरांचा मोठा कळप 
चरत होता. ३१ मग त्या भूतांनीं त्याला विनंति केली कीं 
तूं जर आम्दांस॑ काढीत असलास तर आम्हांस त्या डुकः 
साच्या कळपांत पाठीव.. ३२ त्यानें त्यांस म्हटलें, जा. मग 
तीं. निघून डुकरांत शिरलीं;: आणि पाहा, तो अवघा कळप 
कल्यावरून समुद्रांत धडक धावत जाऊन पाण्यांत बुडून 
मेला. ३३ मग चारणारे पळाले आणि त्यांनीं नगरांत 
जाऊन भूतग्रस्तांच्या गोष्टीसकट सर्वे वर्तमान जाहीर केलें. 
३४- तेव्हां पाहा, सवे नगर. येशूला भेटावयास निघाले, 
आणि त्यालाः पाहून, आपण आमच्या सीमेबाहेर जावें 
अशी त्यांनीं त्याला विनंति केली. 
पक्षघाती मनुष्याला बरें करणे 
$ तेव्हां तो तारवांत बसून पलीकडे गोला व 
९ आपल्या नगरास पोहोंचला. २ मग पाहा, खाटेवर 
पडलेल्या कोणीएका पक्षधाती मनुष्यास त्याजकडे 
आणिलें, तेव्हां येश्व: त्यांची श्रद्धा पाहून पक्षघाती मनुष्यास 


अ०-९५२--३१ 





म्हणाला, सुला, धीर घर; तुझ्या पापांची क्षमा झाली 
आहे. ३ मग पाहा, कित्येक . शकी आपल्या मनांत 
म्हणाले, हा दुर्भाषण करितो. ४ येशू. त्यांच्या कल्पना ओळ- 
खून म्हणाला, तुम्ही आपल्या अंत:करणांतं वाहेट कल्पना 
काँ आणितां १५ कारण तुझ्या पापांची क्षंमा झाली आहें 
असें. बोलणें, किंका उठून चाळ असें ' बोलणें, यांतून 
कोणतें सोपें? ६. तंरी पणं पृथ्वीवर पोर्पाची. क्षमा कराव 
यास* मतुष्याच्या * पुत्रांला अंधिकार आहे. हें तुम्हांस सम्‌ 
जावें म्हणून ( मग तो पक्षचांती' मनुष्या म्हणतो ) ऊठ, 
आपली बाज उचलन घेऊन घरीं जा: उ भंग तो उठून 
आपल्या: घरीं गेला. ८ हे पाहून लोकसमुदा्य: म्याळे 
आणि ज्या देवाने मनुष्यांस एवढा अधिकार दि त्याचें 
गौरव ते कह लागले 

मत्तयाला पल्वारण * 

*- ९, मग तेथून जातांना येशरनें मॅसेय नांवाच्या मंकुष्याल्य 
'जक्रातीच्या नाक्यावर. बंसलेळें. पाहून त्याला म्हटलें, 
-माझ्यामायें ये; तेव्हां तो उठून त्याच्यामागे गेला. 

१० नंतर असें झाळें की तो घरांत जेवावयास बसला 
असतां, पाहा, बहुत जकातदार व पापी ठोक येळन येथ 
च त्याचे क्िष्य-यांच्या पंक्तीस जेवावयास बसले. ११ हे 
पाहून परूशी त्याच्या दिष्यांस म्हणाठे,- तुमचा गुरु जका- 


तदार बे: पापी. लोक यांच्याबरोबर कां जेवतो १: १९ हे 


ऐकून तो म्हणाला, निरोग्यांस वैद्याची गरज. ऱनादी; 
दुखणाइतांस आहे. १२ “मला दया पाहिजे; यज्ञ नको” 
याचा अर्थ कराय, हें जाऊन शिका; कारन मी 'धार्निकांस 
नाहीं तर पापी जनांस बोलवावयास आलों. ब क 


उपास 

4४ त्या वेळेस योहांनाचे विष्य. त्याजकडे येऊन 
म्हणाळे, आम्ही वं परूशी पुष्कळ उपास करितो, तुमचें 
शिष्य उपास करीत नाहींत, हें कां? १५ येशरने त्यांस 
म्हटलें, वऱ्ह्ड्यांच्याबरोबर वर आहे.-तोंपर्यंत त्यांच्यानें 
शोक करवेल “काय १ परंतु त्यांजपासून वराळा घेऊन 
जाण्याचा काळ येईल, तेव्हां ते उपास करतील. १६ कोऱ्या 
कापडाचे ठिगळ जुन्या वल्लाला कोणी लावीत नाहीं; कारण 
घड करण्याकरितां जें:कोरें छाविलें तें जुन्याला फाडून. घेतें 


व भोक. अधिक मोठें होतें. १७ तसेंच नवा. द्राक्षारस 
जुन्या बुधल्यांत कोणी घालीत नाहींत; घातत्म तर बुषळे 
फुटून द्राक्षारस सांडतो, आणि बुघले नासतात; तर नवा 
द्राक्षारस नव्यां :बुंघल्यांत घालितात, म्हणजे दोन्ही नीट 
राहतात. 
याइराची कंन्याःव रक्तत्रावी खी 
ष्ट तो त्याच्याबरोबर हें बोलत असतां, पाहा, कोगी- 
एक अधिकारी येळन त्याच्या पायां पडून म्हणाठा, भाशी 
कन्या : नुकतीच मरण पावली आहे, तरी आपण येऊन 
आपल्य हात तिजवर ठेवा म्हणजे ती : जीवंत होईल. १९ 
तेव्हां. येक उठून त्याच्याबरोबर गेला व त्याचे 'शिष्यहि 
गेळे. २० मग पाहा, बारा वर्षे रक्तस्तावानें पीडळेली एक 
स्री त्याच्यामागे येऊन त्याच्या वल्लाच्या गोंब्याला दिबली. 
२१ कारण तिनें आपल्या मनांत म्हटलें, मी केवळ 
त्याच्या वल्लाला शिवले तर बरी होईन. २२ तेव्हां येते 
मागें वळून तिला पाहून म्हटलें, मुली, धीर. घर, तुझ्या 
विश्वासाने तुला बरें केठें आहे; आणि ती त्री. त्यांच 
घटकेस बरी झाती. २२३ मग येशू अधिकाऱ्याच्या घरांत 
जाऊन पावा वाजविणार्‍्यांस व गलबला करणाऱ्या लोक- 
समुदायास पाहून म्हणाला, २४ वाट सोडा, कारण मुलगी 
मेली नाहीं; ती झोपेत आहे; तेव्हां त्यांनी त्याचा उपहास 
केला. २५ मग लोकसमुदायात्त बाहेर . लाविल्यावर आंत 
जाऊन त्यानें मुलीचा हात धरिला, आणि ती उठली. २६ 
ह्या गोष्टीची क्रीरति. त्या अवघ्या देद्यांत पसरली. 
दोन अंधघळे 
-:२७-सय-येद्य: तेथून पुढें जात असतां दोन अंघळे 
त्याच्यामॉर्गे' चालत जाळन मोठ्याने बोलले, अहो दाविदाचे 
पुत्र आम्हॉंबर दया करा. २८ तो धरांत गेल्यावर ते 
अंघळे त्याच्याजवळ आले, तेव्हां येश्‌ त्यांस म्हणाला, हें 
करावयांसं: मी समर्थ आहे म्हणून तुम्ही विश्वास धरिता 
काय? ते त्याला म्हणाले, होय प्रभू. २९ तेव्हां त्यानें 
त्यांच्या डोळ्यांस स्पर्श करून, तुमच्या बिश्वासाप्रमाणें 
तुम्हांस प्राप्त होवो, असें म्हटलें. ३० तेव्हां त्यांचे डोळे 
उषडले; मग येशतें-त्यांस निक्षून सांगितलें कीं हें कोणाला 
कळूं नये म्हणून संमाळा. ३१ तरी ते तेथून निघून 


ह 


अ० ९४१२११-१०५ २७ 





खाउन त्या अव्या देशांत त्यांजी कीर्ति गाजवू लागले 


शका सुक्या. भूतम्रस्ताला त्याजकडे आणिलें. ३३ त्यानें 
भूत*काढल्यत्वर तो सुका बोळे लागला; तेव्हां ठोकसमुदाय 
आश्वैकैवकित-.होऊन म्हणाले, इत्वाएलांत असें कधींहि 
याहक्भांत : आलें नव्हते; ३४ परंतु परूशी म्हणाले, हा 
भूतांच्या अधिपतीच्या साह्याने भूर्ते काढितो. 

३५ नंतर येळ, त्यांच्या सभास्थानांत-शिकवीत, राज्याची 
सुवाता. गाजवीत आणि सवे. प्रकारचे -रोग-च सवे प्रकारचीं 


: १३६ केव्हां -होकसमुदार्‍यांस पाहून त्यांचा त्याला कळ- 
वळाःआला; कारण:-' मेंढका: नसलेल्या मेंढरांसारखें , ते 
रंजीस झाळेळे ञ विणलेळे होते. २७. तेव्हां तो आपल्या 
क्षिष्यांस ग्दणाला, पीक फार; पण कामकरी थोडे आहेतः 

३८ यास्तव पिकाच्या धन्यार्ने आपल्या कापणीस कामकरी 
पाठवावे म्हणून तुम्ही त्याची प्रार्थना करा. 

-» “ १ तेव्हां त्यानें आपल्या बारा दिष्यांस जवळ 
६ ७ बोलावून त्यांनी अशुंद आत्म्यांस काढावें आणि 

सवे प्रकारचे विकार व संवे प्रकारचीं दुखणी 
बरी करावी असा अधिकार त्यांस दिला. 

* २ त्यां बारा प्रेषितांची नांवें अशीं आहेत: पहिला, पेत्र 
म्हटळेला दिमोन, व त्याचा भाऊ अंद्रिया; जब्दींचा पुत्र 
याकोब व त्याचा भाऊ योहान; ३ फिलिप्प व बर्थलमय 
थोमा व मत्तय जकातदार; अल्फीचा पुत्र याकोब व तददय; 

. ४ दविमोन कनानी व त्याला धरून देणारा यहूदा इस्कर्योत. 
५ या बारा जणांस येशूने अज्ली आज्ञा करून पाठविलें 
कीं, बिदेऱ्यांकडे जाणाऱ्या वाटेने जाऊं नका, व शोमरोनी 
यांच्या कोणत्याहि नगरांत प्रवेश करूं नका; € तर इल्ला- 
शलाच्या घरचीं जीं हरवलेली मेंढरे त्यांजकडे जा. ७ जात 
असतां असा उपदेश करा कीं, स्वगोचें राज्य जवळ आलें 
आहे. ८ रोग्यांस बरें करा, मेलेल्यांस उठवा, कुष्ट्यांस झुद्ध 
१ येशूला 





करा, भूतें काढा, तुम्हांस फुकट मिळालें आहे; फुकट द्या. 


भुका मूतभ्रस्त " ५. सोनें, स्पें किंवा तांबे. आपल्या कंबरकझांत' घेऊंः्नका; 
मुर मकर ते. तेथून जात असतां, पाहा, लोकांनीं कोणी- । - 


कोठी घेऊं नंका, कारण- कामकऱ्योचें: पोषण: 'व्हावे/ हें 
योग्य आहे. ११. ज्या ज्या नगरांत किंवा गांबांतः तुझी 
जाल, त्यांत कोण योग्य .आहे हें शोधून* पाहा; आणि 
तुम्ही निघून जाईपर्यंत 'त्याक्तम : येथे राहा; .१२ :आणि 
घरांत जातांना, तुला :'ज्ञांतिअसो, -असें म्हणा;. १३ तें 
घर योग्य असलें तर. तुमची शांति त्याला प्राप्त होवो; तें 
योग्य नसले तर तुमची शांति तुम्हांकडे परत येवो. १४ 


* | जो-कोणी तुमचें स्वागत करणार नाहीं, व तुमची . वचनें 


ऐकणार नाहीं,त्याच्य़ा .धरांतून किंवा. नंगरांतून निघतांना 
आपल्या पार्यांची घूळ झाहून टाका. १५ मी तुम्हांस खचीत 
सांग्तों, न्यायाच्या दिवशीं त्या नगरापेक्षां सदोम व गमोरा 
यांच्या प्रदेशाला सोपें जाईर. 

१६ पाहा, लांडग्यांमध्यें मेंढरांस तसें मी तुम्दांस 
पाठवितो; यास्तव तुम्ही सापांसारिखे चतुर १ कबुतरांसारिखे 
साळसूद व्हा. १७ मनुष्यांविषयीं जपा; कारण ते तुम्हांस 
न्यायसभांच्या स्वाधीन करतील, आपल्या सभास्यानांत 


तुम्हांस फटके मारतील, १८ आणि देशाधिकारी व राजे 


यांस व विदेश्यांस साक्ष पटावी म्हणून' तुम्हांस त्यांज- 
पुढें माझ्यामुळें नेतील. १९ जेव्हां तुम्दांस स्वाधीन 'करि- 
तील तेव्हां कसें काय बोलावे याविषयीं काळजी करूं नका, 
कारण तुम्हीं कांय बोलावें याची त्याचं घटकेस तुम्हांस 
प्रेरणा 'होईलं. २० बोलणारे तुम्ही नाही, तर तुमच्या 
बापाचा आत्मा हाच तुम्दांमध्यें बोलणारा आहे. २१ भाळ 
भावाला व बाप सुलाला जिवें मारण्यास घरून देईल; आणि 
मुळें आईबापांवर उठून ” त्यांस जिवें मारितील; २२ माझ्या 
नामासुळें सवे लोक तुमचा द्वेष करितील; जो शेवटपयत 
टिकेळ तोच तरेल. २३ जेव्हां एका नगरांत तुमचा छळ 
करितील तेव्हां दुसऱ्यांत पळून जा; मी तुम्हांस खचीत 
सांगतों, मनुष्याचा पुत्र येईपर्यंत इल्लाएलाचीं नगरें तुम्दांस 
आटोपणार नाहींत. 
२४ युरूपेक्षा शिष्य थोर नाही, आणि धन्यापेक्षां दास 
थोर नाहीं; २५ दिषध्यानें गुरूसारिखे व दासाने घन्यासारिखे 


११ 


भ%०. १५०५२५-११५१४ 





-. इतरके;त्यास' पुरे. . घरघन्यास बालजबूल म्हटलें ततर 
घस्च्या. माषासांस : किती :-विशेषेकरून म्हणतील £. - २६ 
यास्तव त्यांस सिऊं नका; कारण उघर्डे होणार नाहीं असें 
कांहीं. झांकलेळें. नाही, आणि कळणार नाही असें कांहीं 
गुप्त नाही. २७ जें मी. तुम्दांशीं अंघारांत बोलतों तें 
उजेडांत सांगा, आणि तुमच्या कानांत सांगितलेले जें तुब्ही 
ऐकतां तें धान्यांवरून. गाजवा; २<:जे दारीराला वधितात. 
पण आत्म्याला वघावयास समर्थ. नाहींत त्यांस भिऊं नका. 
तर आत्मा.'ब शरीर या दोहींचा:नरकांत नाश करावयास 
जो समर्थ आहे. त्याला भ्या. २९ दोन चिमण्या दमडीला 
विकतात कीं नाहींत € तथापि तुम'च्या बापाच्या सत्तेशिवाय 
त्यांतून 'एकहि भूमीवर. पंडत नाहीं. ३० ' तुमच्या डोक्‍्या- 
वरले -सर्वे “केस देखील मोजलेले आहेत. २१ : यास्तव 
मिळं नका; बहुत चिमण्यांहून तुमचें मोल अधिक आहे. 
३२ जो कोणी मनुष्यांसमोर मला स्वीकारीळ त्याला मीहि 
आपल्या स्वगोतील पित्यासमोर स्वीकारीन; ३३१ पर्ण जो 
कोणी मनुष्यांसमोर मला नाकारील त्याला मीहि आपल्या 
स्वर्गातील पित्यासमोर नाकारीन. 

३४ मी पएथ्वीवर शांतता चाल्वावयास आलों असें 
समजूं नका;- सी शातता. चालवावयास नव्हे; तर तरवार 
चालवावयास आलों. ३५ कारण “ मुल्या-व बाप, मुलगी 
च आहे, सून व सासू , यांत विरोध ' पाडण्यास मी आलों. 
३६ आणि * मनुष्याच्या घरचेच लोक त्याचे वैरी होतील. 
३७ जो माझ्यापेक्षा बापावर किंवा आईवर अधिक प्रीति 
करितो तो. मलो. योग्य नाही; जो माझ्यापेक्षा -मुल्ग्यावर 
किंवा सुंलीवर अध्रिक प्रीति करितो तो मला योग्य- नाही; 
३८ आणि जो आपला वधस्तंभ उचळून घेऊन माझ्यामागे 
येत नाहीं तो. मला. योग्य नाहीं. ३९. ज्याने. आपला जीव 
राखिला तो त्याला. गमावील, आणि ज्याने माश्याकरितां 
आपला जीव ग्रमाविला तो त्याला राखील. टे 

४० जो तुम्हांस स्वीकारितो तो मला स्वीकारितो, आणि 
जो मला स्वीकारितो तो ज्यार्ने सला . पाठविलें त्याला 
स्वीकारितो. ४१ संदेष्टयाला संदेष्टा म्हणून जो स्वीकारितो 
त्याला संदेष्ट्याचें प्रतिफळ मिळेल; आणि धार्मिकाला 
धार्मिक म्हणून जो स्वीकारितो त्याला घार्मिकार्चे प्रतिफळ 


| 


मिळेल; ४२ आणि ह्या लहनांतील एकाला फ़िष्य जून 
जो कोणी केवळ गार पाण्याचा एक प्याला पाजितो तो 
आपल्या प्रतिफळाला मुकणारच नाहीं, असें मी तुम्हांस 
खचीत सांगतों. 
१ मग असें झालें की येशरने आपल्या बारा 
६ ९१ शिष्यांस नियम सांगणें समाप्त केल्मावर तो त्यांच्या 
नगरांत शिकवावयास व उपदेश करावयास गेला. 
करणारा न 

२ योहान बंदिशाळेंत असतां त्यानें किस्ताच्या हृत्या- 
त्याला विचारठें, ३ जे याबय़ाचे ते आपणच, किंवा आम्हीं 
दुसऱ्याची वाट पाहावी? ४ येशूने त्यांस उत्तर दिलें, जें 
तुम्ही ऐकतां व पाहतां ते योहानाला जाऊन सांगा; ५ 
“ अंधळे पाहतात, ! पांगळे चालतात, कृष्ठरोगी शद होतात, 
बहिरे ऐकतात, मेठेलें उठतात, व * गरिबांस सुषाता सांग- 
ण्यांत येते;' ६९ जो कोणी मजसंबंधाने अडखळत माही 
तोथन्यआहे. 

७ ते जात असतां येथ. लोकससुदायांधरोबर योहानाका 
उळ्लेखून बोळ छागला;: तुम्ही काय पाहावयास रानांत गेला: 
होतां १ वार्‍याने हालविठेल्य बोरू काय १ ८ तर मग काम 
पाहावयास गेलां होतां? मऊ बसने ल्याठेल्या मनुष्यार 
काय पाहा, मऊ वळे ठेणारे राजग्रहीं भसतात. ९ तर 
मग कां गेलां होतां ? संदेष्टयाला पाहावयास काब? मी 
तुम्हांस सांगतों, हो; संदेष्टयाहून . ओ श्रेष्ठ त्याला. १० 
पाहा, मी. आपल्या दूताला तुझ्यापुढे पाठवितो 

तो. तुझा मार्ग तुझ्यासमोर सिद्ध करीरू 
असें ज्याविषयी लिहिळें आहे तो हाच आहे. ११ मी 
तुम्हांस. खचीत सांगतो. की ल्रियांपासून जन्मठेल्या 
माणसांमध्ये बापतित्मा करणारा योहान यापेक्षां कोणी मोठा 
झाल्य नाहीं; तरी त्वगोच्या राज्यांत ओ कनिष्ठ तो त्याज- 
हून श्रेष्ठ आहे. १२ .बासिस्मां करणारा योहान याच्या 
दिवसांपासून आतांपर्यंत स्वर्गाच्या राज्यावर हाह चालला 
आहे आणि जबरदस्त लोक तें नेटाने घेतात. १२ कारण सर्व 
संदेटे ब नियमशासत्र हीं योहानापर्यंत संदेश देत आली. 
१४ तुम्ही तो प्रहण करण्यास मान्य असारू तर जो 





मत्तय ह. झव: -जुरतेडे 









(नमना ामोडळडयालीोळळ 















माहित ऐकर 3६ या पिडीत मी: क्रोऐतीरउपमार्देळ £; :लुखनाचून द ज्याःक्रोशास'त्याठा: मराठ कराकग्रास-युत्राी 
जनोल्युबिंतकण्रांते असूर्त आपल्या सेंवमंड्यांस ह्रोक-'मार्खन इच्छा असेल त्यावांचून-पित्साला कोण्ये: ओळखीत आहु 
,उणताती फमाम्ही:-पावा :बानाविळ्य तती :कर्ही । २८ अहो कष्टी-व -झराकांत: जनहरो, तुम्ही, सवे मर्जकडे या, 
कुब्कुजे-मी कुड्रंला.सिश्रांति देडेन...२९ . शी तळ चा 
व लीन आहें त्य[साझेः जू आपणांवर ध्या. 


भूत ज्हायलहें.. असें; म्हण़लात.. .११६ मनुष्याचा पुत्र आला; ।- कारण माहे: जं. सोईचे व. माझे ओझें हलके आहे. 
जॉल्हातीबपितो; तरी; त्याजविषयी उद्दमतात; पाढा, खादाड दाष्बराथाचे पालन 

वे*दास्वाजमनुष्म, जकातदारांचा वःयापील्जनांचामित्र! | 5-7. :- ४:- त्या-:दिवसांत, येक एका शंन्बाथु, दिवशीं 
परतुःज्ञानःआपल्या छृत्यांच्या योगे न्यायी-ठत्ते:. | १ २ शेतांमधून गेला, : तेव्हां लतया काह याड -मूह- 








ज्यंश्वांसत्प न करणाऱ्या शहशंतषियी .: : झागली :होती,: म्हणून ; हूल, खाऊं 
काढलेले दु:खोद्वार : | लाय़क्े. २. हें पाहून परूशी त्याला म्हणाळे पाहा क 
शेक तितर -ज्या“नारांमर्प्ये. त्याची पराक्रमम्वी बहुतेक | दिवशी जें करूं नये: तें. तुमचे. शिष्य. करितत:. 


कुले पळ्छे होती: त्यांनी-पतोताप क्रॅश: नाहीपरहंगून त्यात । त्यांस म्हटलें, दावीद व त्याच्याबरोबरचीं 





कारण तुजमध्यें जी पराक्रमाची कृत्ये घडली तीं सदोमांत 1 आहे.;::?.. “मळा ..दया.. पाहिजे, यक्ष -नको, शाचा . अथ 
चंडली'. असती: तर “ते. आजपर्यत राहिले “असतें: २४ । की :खमजल्य़ असता. तर तुम्ही निर्दोष्यांस . दोष लाविळा 
ह्यामुळें मी. तुम्हांस ' सांयतो. कॉ. न्यायाच्या दिवशीं तुझ्य़ा. | नसता; :<. कारण-मनुष्याचा; पुत्र-शब्बाचाचा धनी आहे. 
पेक्षां सदोम प्रदेशास सोपें जाहेळ. - ::. 27 1: र्‍याळलेल्या ह्वाताच्या मलुष्याला बरें करणं 
बालसहदा मनोंदूप्ति र्‍ ९.<नंतर-तो तेथून निघून: त्याच्या सभात्यानांत गेला. 
२५ त्या समयी येद्यअले बोश्ता झालाः हे पित्या, । १० .आणि-पाहा... तेथें द्ातः्वाळळेला. शक. मजुष्य, होता; 
स्वर्गाच्या. व शग्वीच्या < प्रभू; मी. तुझे. स्तवन करितों; । तेव्हां. त्यांनी, त्यास:दोष ;ावात्रा उद्दणून-त्यात्र विचारिलें,.. 
कारण ज्ञानी वे: बिचार्स्वेत - यांपासून या. गोष्टी दु. मुप्त  दाब्याय ;दिबशी -जि्ः बरे -कर्ळे-योस्म:. आहे-काय-4 
ठेवून बाळकांस .प्रंगट -केल्या. २६"शरें,हे बांपा, कारण! तो. त्यां औगांधऱ ते ेणुनममुष्या-माडे; 





अंसेंद तुला-योम्य दिसले गे डी या का | त्याकेपकक मेधक 
डं स्वतःची क्रामनिरी :- :: > | तर ती वयाला हत “याकेर--काकणार -नाहीं.१-:१% तर 


२ऊ-मात्या -पित्याने माझ्या हातीं से विळे. आहे, । मेंढरापेक्षा मनुष्य किती. सेष्ठ आहे ? यास्तव: शब्बाथ 
सडे 


अ १२५१२९-४० र 





दिवशी “सत्कर्म करणे. योग्य अहे. १३ | 
मजुष्याळां सांगितले ;हांत. ठोंब कर तेव्हां त्यानें तो-टांब:- 
केलां आणि तो दुसऱ्या हातासारखोश्यांगला झाला.  .. 





येळा ठार मारण्याचा करं 


१४ नतर पर्तरयांनी बाहेर आंळनः त्याचा घात केसा 


करावा नशी. तयाविर्द मसलत केली. 


१५ हे. ओळखून ये, तेथून निधाला/ तेव्हा बहुत : 
लोक त्याच्यामागे चालले; त्या सर्वास त्याने बर केलें; १६ 


आणि मला प्रगट करू नका असें त्यांस बजावून सांगितलें 


१७ यासाठी क्री. यशया. संदे्ंधाच्या द्वारे जें सांगितलें , 


होतें ते पूर्ण व्हावे; ते असें की रप 

“ “१८/पाहा, हा माझा. सेवेकेः यालो* मी निवडिळें आहे; 

तो मळा पॅरमंप्रिये आहे; त्यावर माझा जव संतुष्ट आहे. 
त्यावर मी.आपला आत्मा प्राठीन, र 
तो.बिदेश््वांस न्योय कळवील, 

"१९ तो भांड्णारू नाहीं व भओोरडणार नाहीं, ० 
व मार्पामध्ये त्याची धाणी कोणाला'ऐकूं येणार नाही 
चेपलेला बोरू तो मोडणार नाहीं, 

व मिंणमिणीत वात तो विझविणारे. नाहीं, 
ठी न्यायाला विजय देईल तोंपर्यंत असे. होईल; 
२१ आणि विदेशी त्याच्या नामाची आशा घेरतील 


करेतो या आरोपाला मप कवन 
: २९ मंगर अंधळा व युकां असलेल्या एका भूतथ्रस्ताला 
त्याजकडे आर्णिठे, आणि त्यार्ने त्याला नरें केलें; तेंणेकश्न 
तो सुका बोळं व पाहू. लागला. २३ तेव्हा सवे लोक- 
समुदाय थक होऊन म्हणले, हा दांविदाचा पुत्र तह सेल 
ना? २४ परंतु परूकी हे. ऐकून म्हणाळे, भूतांचा अधिपति 
बालजबूळे- “यांच्या: -सॉह्यानिंव : हा भूते. काहितो. २५ 


छा :> 





त्याने त्यांच्यी. मनांतील कल्पना ओळखून त्यांस म्हटळे, | 


आपसांत फूट पंडळेठें अत्येंक राज्य ओसाड पडते, आणि 
आपसांत. फूट पडलेले प्रत्येक नगर क्रिवा. घर टिकत नाहीं 


२६ सैतान जर सेतानाठा काढिती तर त्यामध्यें फूट : 
बालजबूल यांच्या साह्याने भूर्ते काढितो तर तुमचे पुत्र 


कोणाच्या  साह्यातें .काढितात £ यामुळें ते तुमचा न्याय- 
विक्रडा करितीछ?२८. परंतु मी जर देवाच्या आत्म्याच्या 
योगानें .भूर्ते काढिले. तर देवाचें. राज्य - हुम्दांप्रत आळे 
आहे; २९ अगरवळकट मनुष्याठा पहिल्यानें बांधिल्या- 
शिवाय त्याच्या. घरांत शिरून: त्यांच्या वस्तु कोणी लटून 
ब्याव्या हें कतें होईल १ त्यास आंघिरछे तरच तो त्याचें घर 
डंटील. ३० जो मला अनुकूळे नाहीं तो मला प्रविकूल 
आहे; आणि जो माझ्यांबरोबर गोळा करीत नाहीं तो उघ- 
ळून. टाकितो. ३१. यास्तव मी तुम्हांस सांगतों की प्रत्येक 
पाप<व' दुर्मोषणे. यांची. म्रनुष्यांस. क्षमा होइल, परंतु 
पवित्र आल्य्याविषयींचें अं दुर्मावण - त्याची क्षमा होणार 
नाही; २२ मनुष्यांच्या पुत्राविरुद्ध कोणी.कांही बोछेल तर 
त्याची त्याला क्षमा होडेळ, परंतु जो कोणी पवित्र आत्म्या- 
| बिरूदध- बोळेल "त्याची. त्याला क्षमा होणार बाही; याः युगीं 
नाहीं व येणाऱ्या-युगींहि नाहीं. ३२३. झाढ चांगले; आणि .. 


:-.] ह्याचें फळ:जांगळें असें म्हणा; झथवा शाड वॉहेट, .आणि 


त्याचें फळशबाईट-असें. म्हणा; कारण फळांवरून. शाड 
कळेतें. " २४-अहो सापांच्या .पिलांसो, तुम्ही बाईट असतां 
तुझ्डला - चांगल्या गोष्टी कशा बोलतां येतील १ कारण 
अंतःकरणांते जेंःभरून. गेलें आहे. तेंच. मुखावाटे निघणार. 
| ३५ चांगला मनुष्य कापल्या. चांगल्या . भांडारांतून चांगलें 


- | काढितो, आणि वाहेट मनुष्य आपल्या वाईट भांगारांतून 
*-५ | बाडेट. काढितो.. ३६ मी तुम्हांस सांगतों. की: मचर्ष्ये 


जो: अत्येक व्यर्थ- शब्द बोलतील' त्यीया हिदोबे त्यांस 
न्यायाच्या दिवशीं द्यावा. ळागेळ, १७ कारणं त. आपल्या 


३८ तेव्हां शात्री द परूक्ती यांतून कोणीं म्हटलें कीं 
गुरुजी, आपल्या हातून झालेलें चिन्ह पाहावें अक्षी आमची 
इच्छा आहे. ३९ त्यानें त्यांस उत्तर दिलें, दुष्ट व व्यमि- 
चारी अक्षी पिढी चिन्ह मागते, परंतु योना संदेडा या 
कारण 
जसा “योना तीन दिवस व तीन रात्री मोग्या माशाच्या 


बड 





उपय ्मर मनमनानन तसा मनुष्याचा . पुत्र. तीन दिवस व तीन 
रात्री इष्वीच्या. पोटांत राहील.. ४१ निनवेचे लोक न्याय 
काळीं. या पिढीबरोबर उभे राहून इला दोषी ठरबितील;. 
कारण. त्यो: 'योंनाच्या उपदेशावछ्त पत्चात्ताप . केला 
आणि :पाहा, 'योनापेक्षां थोर असा. कोणी येथे आहे. ४२ 


दक्षिणेची - राणी: न्यायकाळीं . या पिढीवरोबर . उठून हिला. 


दोषी ठरवीक; “कारण ती: शलमोनाचें ज्ञान. ऐकावयास. 
एष्वीर्या “सीमेपासून आली;. आणि पाहा, शलमोनापेक्षां 
थोर असा कोणी येथें आहे. ॅ 

अघुच्या सुघारणेपासून उद्भवणारे धोके 
"जहर: अशुद्ध आत्मा मनुष्यांतून निघाला म्हणजे तो 
विश्रांति झिळावी म्हणून निर्जल स्थली फिरतो, परंतु. ती. 
त्याछा मिळत.नाहीं. ४४ मग तो म्हणतो; माझ्या ज्या घरांतून 


ळते. ४८ अंतरं तो आळन आपणापेक्षा. दुर 'असे दुसरे 

सांत आस्मेआपणाबरोबर घेतो, आणि ते आंत जाऊन 

तेथें राहतात; मग त्या मंुष्याची शेवटली दशा पहिली- 

पेक्षां वाहेंट होते; २ या दुष्ट पिढीचेंहि होईल. 
बंघुत्त  -. 

४६ ती. लोकससुंदाांबरोबर* बोठत असतां पाहा, 
त्याची 'आई व. त्याचे “माळ. त्याबरोबर.. बोलावयाच्या 
हेदूतें. बाहेर उभे. राहिळे. होते. ४७ तेव्हां कोणीएकालें 
त्यालाः सांसितठें, ' पाहा, आपली : आहे. व..झषापले भाऊ 
आपल्याबरोबर बोलावयाची संधि पाहत बाहेर: उभे राहिले 


आहेत. ४८ तेव्हां त्यानें. सांयणाऱ्याळा ' उत्तर दिलें, 


माझी आहे कोण, व॒माझे  भाऊः:कोण 4 ४२ मग तो 


ऱ.. पेरणी बत्यातराना ू द्यात | 





अ८ १२ ४०--१ैदै; १६ 





म ्शेशेशुशशशशाारय]]ययवमजाजाजअ॒बव्पयबाबाबबवयज 
वांत जाऊन बसल्ा, व से लोक किनार्‍यावर उभे राहिले. 
३.मग त्याने दाखल्यांनीं त्यांस बहुत गोष्टी... सांगितल्या. 
त्य. अश्ाः पाहा, .पेरणारा प्रेरणी करावयास .. निघाला; 
४ आणि तो पेरीतः असतां कादरी त्री वाटेवर . पडठे,. त. 
पाखरांनीं येऊन तें:खाऊन टाकलें. कांहीं. खडकाळीवर॑ 
पडलें, . तेथे त्यास. फारक्षी माती: नव्हती, .आणि. साती 
खोल नसल्यामुळें तें लवकर रुझलें; ६-मग सुं्ये उगवल्या- 
वर त्याला ऊन लागलें, :व. त्यास -मूळ नव्ह्ते म्हणून. तें. 

गेळें.. ७ कांहीं कांटेरी झाडांमध्ये. पळे. मग 
कांटेरी झाडांनी वाहून त्याची .वाढ खुंटविऊे. : ८ कांहीं 
चागल्या मातींत. पडलें; मग त्याचें कोठे. झंभरपट, :-क्रोडे. 
खांठपठ, कोठें तीसपट,. असें पीक आलें. - ९ .ज्याझा कान. 


| झाहेत. तो ऐको. 
'मी निघालो. त्यांत परत जाईन; आणि'गेल्यावर तें. रिकार्ने :... “..: 
अंसलेडे, 'हेंडिलेळें व सुशोभित केलेठें, असें त्यास आढ- | 


इष्ठांतांचा उपयोग 

३५० मंग-दिष्य जवळ येऊन . त्याला . म्हणाले,.: आपण 
त्यांबरोबर दाखल्यांनी. कां बोलतां १ ११ त्यानें त्यांस उत्तर 
दिळें की-स्वगोच्या राज्याची रहस्ये जाणण्याचे दान तुम्हांस 
दिळेठें आहे, परंतु त्यांस दिलेलें नाही. १२ कारण ज्या 
कोणाजवळ आहे. त्यांठा मिळेल व त्यात्र भरपूर होईल; 
परंतु. ज्या कोणाजवळ नाहीं त्याचें जें अंसेल ते देखील 
त्याजपासून काढून घेतलें जाईल. १३. यास्त्तंव मी त्यां- 
बरोबर दाखल्यांनीं बोलतो; कारणं तें पाहत असतां पाहत 
नाहीत, .. आधि. ऐकत असतां ऐकत नाहींत व समजतहि 
नाहींत. १४. य॒क्षयाचा संदेदा त्यांजविषयीं पूर्ण होत. आहे, 

तो असा-की, . तुम्ही, ऐकाळ तर खरें, .परंतुःसमजणार 
नाहीं, व पाहाळ .तर खरें, परंतु तुम्हांस दिसणार नाही 

9५. कारणा ब्रा. ळोकांचें अंतःकरण जढ झालें आहे; 
..-:. ते-कानांनी-मंद ऐकतात, . ...: 
द : ,खणि आपले डोळे.त्यांनी मिटळे.आहेत. 

: यासाठीं कीं त्यांनी डोळ्यांनी पाहूं नये, 

- "कानांनी प्रेकूं. नये. ी 
अंतःकरणाने समजूं नये, 
* त्यांनी वळूं नये, : 
2707:.णि.म्रीःत्यांसवरेंःकळूं नये... .. 
१६ अन्ये तुमचे लोळे, -कारण. ते पाहतात; आणि 





१९!१६-४२३ 





तुमचे कान, कारण ते. ऐकतात. १७ मीः तम्हांसं 
खंचीत सांगती . क्री सुन्ही जें पाहती तै. पाहावंयास बहुत 
संदे वः घोर्मिक जन उत्केठित ' झाले तरीं त्यांच्या पाह 
ग्यांत आलें नाहीं; आमि तुम्ही जे ऐकतां तें ऐकावयास 
ते उत्तंठिंतं झाले, तरी त्यांच्या ऐकर्ण्यांत आलें नांही: 

पेरणी करण्याच्या रताचे स्पष्टीकरण 

१८. आतां 'पेरणाऱ्याची दाखंला . ऐकून 'ध्योः* १९ 
कोणी' राज्याचे वेचनऐकतो पण*समजत नाहीं; तेव्हां: तो. 
._ दुर येऊन त्याच्या अंतंःकरणांत पेरलेले तें हिरावून थेततो. 

: वाटेवर  पेरलेठा तों हा आहे. २० खडकांळीवर' पेरलेला 
तों हा -अहि”की: वचन ऐकती, व॑ तत्काळ तें आनंदाने 
अहण :कंत्तो; २१ 'पेरंतु त्यांस मूळ नसल्याकारणने तो 
थोडाच वेळ टिंकतो; आणि वचनामुळें संकट: आटिं किंबा 
छळ झालो म्हणजे'ती' ठांगलाच अडखेळतो. २२ कांटेरी 
... झांडोमिध्ये जी -पेरळेला तो.-हा आहे. की. 'वचकः ऐकतो. 
परेतु संसाराची“ चिता वः दव्यांचा मोह हीश्वचनाजी बोढं 
खुटेवितात,. आणि' तौःनिष्फळ होतो. २ ३ चांगल्या भूमी 
वर पेरलेला तो हाः आहे”की-वचने- ऐकून' समजतो तो 
फळे देतोच देतो; कोणी शेभरपंट, कोणी : साठपट, "कोणी 
'तीथपट. झ्सें देतो. 


न्रिदणाचा दृष्टांत 
रड” त्याने”त्यांस- दुसरा दाखल दिली*'कीॉ: ज्या 
ऱमसुध्याने आपल्या “शैतात चोंगले बीं: बेरलें: त्यासािले 
स्वगोरचें राज्ये आहे? २५ तोक: झोपेत. असतीना त्याचा 
वैरी : येऊन गेव्होमेध्ये “निदण' 'केखेने , गेल 1२६ .,पण 
जेव्हॉरपोी “पुहा "क होणे” झकि 1तेव्हे? निवणाहे 
दिसले. २७ तेव्हा घरघन्यारच्यी 


बीं पेरिळें ना. £' मंग “त्यांत :'निदणः कोठून आलें? 
२८ तो त्यांस म्हणाला, हें. काने कोरा: बैऱ्या्वे आहे. 
दासांनीं त्याला म्हटळें, तर आम्ही शझाळेन- ते. जमा 
करावें अक्षी आपली इच्छा आहि खयंई9२९. तो 
म्हणाला, नाही; निदण :जभा?कालिंनी;स्र्यावरोन्र 
: कदाचित यहहिःउर्पटाटःर ३ ०. ऑपिणौकिश झेन्ही शोवर 


वाहूं द्या, मग कापणीच्या 'वेळेस मी कापणार्‍यांस. सांगेन 
कॉ पहिल्यानें निद्ण *जभाः करा; वं. जाळण्यासाठी त्याच्या 
पेढ्या बांधा; 'माणि गहूं माझ्या कोठारांत सांठा. . . 
: मोहरीचा दाणा बः' खमीर यांचे दृष्टांत 
*३१- त्याने: त्यांस. आणखी. एक. दाखंला दिला. की 


* | स्वर्गाचे :राज्य मोहरीच्या दाण्यासास्खें आहे; . तों कोणी- 


कं मनुष्याने घेऊन आपल्या शेतांत लाविला; २२. तो. 
तंर सर्वे दाण्यांमध्ये -बारीक आहे, तरी ब्राढल्यांवर भाज्यां- 
पेक्षां मोठा होऊन त्याचें असें झाड होतेंःकीं ' आकाझां- 
तील पाखरे येऊन “ त्याच्या फांद्यांत बस्ती. करितात. 
४. ३३ .त्यानें त्यांस आणखी एकर दाखला सांगितला 
की. स्वर्गाचे. राज्य खमिरासारखें. आहे; तें :एका लीने 
घेऊत- तीन. मार्पे.. पिठामध्ये. लपवून ठेविलें, < तेणेंकर्ब: 
झेवटीं: ते. सके फुगून गेळें 
२४. ह्या. संवे. गोष्टी: येश्यनें :दालल्यांनी :'ेकतमुदायांस 
सांगितल्या; आरणि * दाखल्यावांचूत::.तो. त्मांकरोबद कांही; 
बोळला नाहीं; (१७ यासाठी : कीः-संदेच्याच्र्या:-द्वारे :जे:. 
सांगितलें होतें ते पूर्ण व्हावें; ते. असें,कीं 
: मी आपळें तोंड उघहून दाखळे देईन; 
जगाच्या स्थापनेपासून जें गुष्त वे प्रकट करीन. 


' . ३६ नंतर तो. ठोकसमुद्दायांस- निरोप अने घरांत. 


अळा आणि त्याचे दिष्य त्याजकडे: येऊन:-म्हणाळे; दोताः 
तश्या निदणाच्या दाखल्याची- आम्हांस फोड: करून सांगा:: 
रऊंश्यांने-उत्तरदेळें'क्रीं चोंगरटे बीं: पेरणारा :ह/मयुष्शाचा 


पुत्र आडे;*३८ 'जेत-हे'ज्या आहे; चांमळें-बॉ, हे राज्कचे: 


पुत्र आहेत;निदेभ-हे त्या'दु्ःचे पुत्र आहेते; रे% ते. पिर, 
णारा. वैरी” हाश्लिताल आहे; :-कापणी':ही' युगात समाशि 
आहे; भाणि कपणोरेःहेः देवदूत आहेत. ४ ०:त्रास्तथ जले 

जमा कशकःअभींतः जाळतात, त्से युगाच्या समापतीसे 
होईल. - ४१ मनुष्याचा पुत्न आपल्या देवदू्तास पाठडील; 
आणि ते सवे “अडल्लननिणाऱ्यांत्र (वे. -जधमे करणा 


| आस: त्याच्या! दाज्यांतून:-- जत्रा: कळून :४२ त्यांस 
-कसीच्यामहीत टाकितीऊ; तेवेतशणे ३ दांतशापें । 
। $: तेव्हा: थार्मिक?:जन :- तहपल्मेः. पित्याला 


१९ 


अ० १३:४२३-१७:;१६ 





सर्यातीरिखे * प्रकाशितील. ज्याला कान आहेत तो ऐको. | 


// _ मोती, ठेव व'जाळे यांचे रांत 
“ ४४ स्वर्गाचे राज्य शेतांत. लपविलेल्या ठेवी- 
सारिखे आहे; ती कोणीएका मनुष्याला सांपडल्यावर 
त्यानें ती लपवून ठेविली, आणि आनंदामुळें त्याने जाऊन 
आपलें सवेस्व विकळें, मग ते शेत विकत घेतलें. 

“ ४५ आणखी स्वगोचें राज्य चांगल्या मोत्यांचा शोध 
करणाऱ्या कोणीएका व्यापाऱ्यासारिखें आहे; ४६ त्याला 
एक अति मोलवान्‌ मोती आढळल्यावर त्यानें जाऊन 
आपलें सवस्व विकलें आणि तें बिकत घेतलें. 

४७ आणखी स्वगोचें राज्य समुद्रांत टाकलेल्या ज्या 
जाळ्यांत सर्वे प्रकारचे जीव एकत्र सांपडतात त्यासारिखें 
आहे; ४८ तें भरल्यावर माणसांनी काठाकडे ओढिटें 
आणि त्यांनीं बसून जे चांगले ते भांड्यांत जमा केले, 
वाईट ते फेकून दिले. ४९ तसें युगाच्या समाप्तीस होईल; 
देवदूत य्रेऊन धार्मिकांतून दुष्टांस वेगळे करितील; ५० 
आणि त्यांस अमीच्या भट्टीत टाकितील, तेथें रडणे व 
दांतखार्णे चालेल क 

५१ तुम्हांला या सवे गोष्टी समजल्या काय ९ ते त्याला 
म्हणाले, हो. ५२ तेव्हां त्यानें त्यांस म्हटलें, जो प्रत्येक 
शास्त्री स्वर्गाच्या राज्यांचा शिष्य झाला आहे तो आपल्या 
भांडारांतून नवेजुने पदार्थ काढणाऱ्या ग्रहस्थासारिखा आहे. 
नासरेथास येशूचा स्वीकार करण्यांत येत नाहीं 

५३ नंतर असें झालें कीं हे दाखले समाप्त केल्यावर 
येशू तेथून गेला; ५४ आणि स्वदेशीं आल्यावर त्यानें 
त्यांच्या सभास्थानांत त्यांस अशी शिकवण दिली कीं ते 
थक्क होऊन बोलले, हें ज्ञान व हे पराक्रम याला कोठून? 
५७ ह्या सुताराचा पुत्र ना £ याच्या आईेला मरीया म्हण- 
तात ना १ याकोब, योसे, दिमोन व यहूंदा, हे याचे भाऊ 
ना १ ५६ याच्या बहिणी या सव॑आपणांबरोबर नाहींत 
काय £ तर हें सवे याला कोठून £ ५७ असे ते 
त्याजविषयीं अडखळले. येझूनें त्यांस म्हटलें, संदेष्ट्याला 
आपला देश व आपटे घर यांत मात्र सन्मान ' मिळत 
नाहीं. ५८ तेर्थे त्यांच्या अविश्वासासुंळें त्यानें फारशी 
महत्कृत्यें केलीं नाहींत 


- बापिस्मा करणाऱ्या योदानाचा मुत्यु - 

१ त्या दिवसांत मांडलिक हेरोदाने येशूची 

१ $ कीर्ति ऐकली; २ आणि आपल्या सेवकांस- म्हरहें. 
हा बासिस्मा करणारा योह्दान' आहे; 'हा मेलेल्या*्‌ 
तून उठला आहे. म्हणून त्योच्या ठायीं हे पराक्रम चाळ 
आहेत. ३ कारण हेरोदाने आपला. भाळ फिलिप्प याची 
बायको हेरोदिया इच्यामुळें  योहानाला धरून बांधून 
बंदिशाळेंत घातलें होतें; ४ योहानानें त्याला म्हटले होतें 
कीं तूं तिला ठेवावें हें तुला योग्य नाहीं; ५ आणि तो 
त्याला जिवे मारावयास पाहत असतां लोकांत भ्याला, 
कारण ते त्याला संदेश मानीत असत.' ६ नंतर हेरोदाचा 
जन्मोत्सव आला असतां हेरोदियेच्या कन्येने सभेंत नाच 
करून हेरोदाला संतुंटट केळे. ७ त्यावरून त्यानें तिला 
शपथपूर्वक वचन दिलें कीं जें कांहीं तू मागशील तें मी 
तुला देईन. ८ मंग आईने तिला. शिकवून पुढें केल्या- 
वरून ती म्हणाली, बासिस्मा करणारा ' योहान याचें 
शीर तबकांत येथें मला आणून द्या. ९ तेव्हां राजाला 
वाईट वाटलें; तरी आपल्या 'शपथांमुळें व जे पंक्तीस बसले 
होते त्यांच्यामुळे त्यानें तें द्यावयांस आज्ञा केली; १० 
आणि माणूस पाठवून बंदिशाळेंत योहानाचा शिरच्छेद 
करविला. ११ मग त्याचें शीर तबक्रांत . घ्राळून मुंलीला 
आणून दिलें, आणि तिनें तें आपल्या आईजवळ नेलें. १२ 
नंतर त्याच्या शिप्यांनीं येऊन त्याचें प्रेत उचलून जेळें व 

त्याला पुरळें; आणि जाऊन येशूला हें वर्तमान कळविलें. 
पांच डेजारांना जेवूं घालणे 

- १३ येश्‌ हें ऐकून तेथून निघून तारवांतून रानांत 
एकांती गेला; दे ऐकून लोकससुदाय नगरांतून त्याच्या 
मागाहून पार्यीपायी गेले. १४ मग त्यानें बाहेर येऊन 
मोठा लोकससुदाय पाहिला; तेव्हां त्यांचा त्याला कळवळा 
आला! व त्यांच्यांतील दुखणेंकऱयांस त्याने. बरें केलें. १५ 
संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे शिष्य त्याजकडे येऊन म्हणाठे, 
ही जागा रान आहे, व वेळ होऊन गेली आहे; लोक- 
समुदायांनीं गांवांत जाऊन आपणांकरिंतां खावयास विकत 
घ्यावें म्हणून त्यांस निरोप द्या. १६ येशू त्यांस म्हणाला 
त्यांस जाण्यांची गरज नाहीं; तुम्दी त्यांस खावयास द्या 


ग १३. 


अ १४५१७--१५०:१५ मलय 


१७ ते त्यात म्हणाळे, आमच्याजवळ. केवळ:पांच भाकरी । इतांस त्याजकडे आणिलें; ३६ आणि आपण : केवळ 
व्‌ वोन मासे आहेत. १८ तो म्हणाळा, तीं इकडे मज- | आपल्या वस्ाच्या गोंब्यास आमग्दांला स्पशे कू दया, अक्षी 
जवळ आजा; १९. मग - त्यानें.- लोकससुदायांस गवतावर | त्यांनीं त्याला विनंती केली; तेव्हां जितक्यांनीं स्प केला 
बसावयाला आज्ञा केली,. आणि-त्या पांच भाकरी व ते | तितके बरे झाले. 





दोन.मासे. घेऊन. त्यानें.वर आकाशाकडे. पाहून झाकीवाद ।  संप्रदायांच्या अनास्थेवरील टीकेस येशखं 

दिला; पुढे. माकरी- मोडून. शिष्यांस दिल्या व शिष्यांनी 

. ोकसमुदायांस दिल्या...२० भग ते सर्वे जेवून तृप्त झाले 4 मग यरलेमाहून परूझी व शात्री येश्वकडे 

आणि त्यांनी ठरलेल्या तुकल्यांच्या बारा टोपल्या मरून | "] "९ येऊन म्हणाळे, २ आपळे शिष्य वडिलांचा संप्रदाय 

घेतल्या.. २१ जेवणारे सुमारें. पांच हजार पुरुष होते. कां उल्लंचितात ? कारण भोजनसमयीं ते हात धूत. 

दिवाय स्रिया व. मुळें निराळीच नाहींत. ३ त्यानें त्यांस उत्तर दिलें, तुम्हीहि आपल्या 
येर्‌ वालतो संप्रदारयंकरून देवाची आक्ञा कां. उल्लेधितां ?_ ४ कारण 


२२ नंतर, मी लोकसमुदायांस निरोप. देत आहे. तों । देवार्ने असें म्हटळें की तं, आपल्या चापाचा व आहेचा 
तुम्ही. तारबांत बसून माझ्यापुढे पलीकडदे..जा, असें म्हणून । सन्मान कर, ” आणि “ जों. बापाची किंवा आहेची निंदा 
त्यानें. क्षिष्यांस लागलेच लावून दिले. २३. मग ळोक-. | करितो त्याला देद्वांत शिक्षा व्हावी; ५ परंतु तुमचें म्हणणें 
समुदायांस -निरोप- दिल्यावर तो श्रार्यना करावयास खोंगरा: | आहे. की, . जो कोणी बापाला अथवा आहेला म्हणेल, मीं 
वर एकांती गेला;. आणि रात्र आ्ाल्यावरहि तो. तेथें एकटा. | तुला जें. दिल्स़ाने तुझें हित. मजकडून झालें असतें तें: 
होता. २४. इकडे वारा तोंडचा. असल्यामुळें तारू लाटांनी | अपण. केटें; आहे, ६. त्यानें. आपल्या बापाचा. अथवा. 
हैराण. झालेलें असें. समुद्राच्या मध्यभागी होते. २५ तेव्हां | आईचा सन्मान न केला तरी चालेल. या प्रकारें. तुम्ही 
रात्रीच्या -चत्रथ्या.. प्रहूरी..तो .सथ्ुद्रावर्त चालत त्यांजकडे | आपल्या. संप्रदार्येकरून देवाचें वचन रद्द केलें आहे. ७ 
भाल्या. २६-- शिष्य. त्याला समुद्रावरून. चालतां अहो ढोंग्यांनो,... तुम्दांविषयीं यायाने संदेदा येथायोर्य. 
धाबरे होऊन म्हणाले, भूत आहे; आणि ते मिऊनओरढळे; | दिला की, . : - . 
२७ परंतु येक्..त्यांस लागलाच म्हणाला, धीर धरा; मी £ हे लोक भोठांनीं माझा सन्मान करितात. 
आहे; मिऊं नका. २८ तेव्हां पेत्राने.उत्तर दिळें, प्रभुजी परंतु त्यांचें अंतःकरण मजपासून दूर आहे. . . 
आपण आहां. तर पाण्यावरून आपल्याकडे यावयास मलां | . ९ ते मनुष्यांचे नियम, श्याक्र म्हणून शिकवून माझी 
सांगा. २९ त्यानें म्हटले, ये; तेव्हां पेत्र येथऊडे जावयास | निरर्थक भक्ति करितात 
तारवांतुन उतरून पाण्यावरून चाढं. लागला; ३० परंतु | १० तेव्हां त्याने लोकसमुदायाला आपणाकडे बोलावून 
वारा पाहून तो भ्याला, आणि- बु, डगला असतां ओर- | म्हटळें, ऐका ब समजून घ्या; ११. जें तोंडांत जातें तें 
इन.बोलल, प्रभुजी, मल्य वांचवा. .२१ येवा तत्झणीं हात । मनुष्याला विटाळवीत नाहो; तर जें. तोंडांतन निघतें तें 
पुढें करून त्याठा घरिठें; व म्हटलें, अरे अल्पविश्वासी, तं. | मनुष्याला विटाळविते. १२. नंतर बिष्य येऊन, त्याला. 
संशय काँ. धरिलास £ २३२ मग..ते तारवावर. चढल्यावर । म्हणाळे, हें वचन ऐकून परूशी रुसले, हें आपणाला कळळें 
वारा. पढत. ३३ तेव्हा जे तारवांत होते ते .त्याच्या | काय १ १३ त्यानें. उत्तर दिळें कीं जो जो. रोपा माझ्या 
पार्या पहून .म्दगाळे, आपण खरोखर देवत्व पुत्र आहों. .  स्वर्गतील पित्याने लाविला नाहीं तो तो उपटला जाईल. 

३४ नंतर. ते वैशतोरी.. जाऊन .ग्नेसरेतास पोहोचले; । १.४. त्यांस असू था; ते अंधळे. बाटाव्ये आहेत, ६ 
३७ आणि तेथल्या:-लोकांनी . त्याला -ओळबून.. आपल्या । अंधळा अंपळ्याठा नेऊ-ठागळला तर दोघेहि. खार्चेत पढ: 
आसपासच्या अवघ्या प्रातांत माथसें पाठवून सूद. दुखभा- | तील. १५ पेत्रानें त्याला उत्तर दिलें, हा दाखठा आम्हांत 

षैट 


म्त्ब 
अजून तुम्हीसुद्धा अज्ञात स नया ळा. आ कषरव त वाळ. - 
भाका-काम.-£ १७ जें कांही तोंडांत जातें ते. पोटांत उतरते. |. 


फोइूल सांग.::११- तो स्हणाला, 
व.. हेर औचकूपांत- टाकण्यांत. येतें, . हे .तुम्ही समजतं 


नाही;,काय 2. १८. जें तोंढांतून निघतें ते अंत:करणांतून' 


येतें. ब. मनुष्यारा: . विटाळविते. १९. अंतःकरणांतून दुष्ट 
कल्पना, खून, न्यभिचार, जारकरमे, चोऱ्या, खोट्या साक्षी, 
ख्रिव्ग्रागाळी; हीं निषतात. : २० मनुष्य़ाला बिटाळचिणार्‍या. 
मोष्टी. ह्या >याहेल;:न धुतलेल्या हातांनीं. जेवणे. हें 
मनुष्याला विटाळवीत नाहीं 
यहदोतर मुलीचे रोगनिवारण 

२१ नंतर. येश. तेथून निघून सोर व सीदोन यांच्या 

श्रांतांत. गेला; २२ आणि पाहा, त्या आंतांतून एक कनानी 


आय़को . येऊन मोठ्याने म्हणाली, .प्रभो, -दाबिदाचे पुत्र: 


मजवर दय़ा करा: माझी कन्या भूताने फार पीडलेली: 
आहे. २३ तरी त्याने तिला कांहींच. उत्तर: दिलें. नाही; 


कीं. तिठा. निरोप द्या; कारण ती आमच्यामागून ओरडत 
येत आहे: २४ त्यानें उत्तर दिलें, इस्लाएलाच्या घराण्यां- 
तील हरब्रलेल्या मेंढरांखेरीज इतर. कोणाकडे मला पाठवि- 


लेले. नाहीं. २५ तेव्हां ती येऊन त्याच्या पायां पडून |. 
म्हणाली, प्रभुजी, मला साह्य करा. २६ त्यानें उत्तर दिठें, | 


मुलांची भाकर घेऊन कुत्र्यांस घालणें हें ठीक नव्हे. २७ 
तिनें म्हटळें, खरें, प्रभू; तरी कुत्रीहि आपल्या धन्याच्या 
मेजावरून पडलेला. चूर खातात. २८ तेव्हां येशूने तिला 
उत्तर दिलें, बाई, तुझा विश्वास मोठा, तुझा . मनोरथ 
सिद्धीस जावो; आणि त्याच घटकेस तिची कन्या बरी झाली. 
. ' पुष्कळ. रोगी बरे होतात 

२९ . नंतर येझू' तेथून निघून गालील समुद्राजवळ 
आला, व डोंगरावर चढून तेथें बसला.. ३० मग लोकांचे 
थव्यांचे थवे त्याजकडे आले; त्यांच्याबरोबर लंगडे, अंधळे 
सुके, व्यंग व दुसरे बहुत जण होते; त्यांस त्यांनीं त्याच्या 
पायांवर आणून घातलें. आणि त्यानें त्यांस बरें केें. ३१ 
मुके बोलतात, व्यंग धड होतात, लंगडे चालतात व अंघळे 


पाहतात, हें ढोकससुदायांनीं. पाहून . आश्चर्य- केलें. आणि. 


इस्राएलाच्या देवाचें गौरव केलें. 


अ० १०४१५-१८!७ 


_ _ खार हजारांना जेवूं घालणे . 
:. ३९ मग येने आपल्या शिष्यांस बोलावून म्हटलें, 
मळा लोकांचा कळवळा:येतो; कारण ते आज तीनःदिवस 


:माझ्याजवळ: आहेत आणि त्यांजंनवळ: खावयाला 'काँढीं 


नाहीं; कदाचित्‌ ते. काटेतर. कासावीस होतील; म्हणून त्यांस 


उपाशी लावून द्यावे. अश्ची-माझी इच्छा नाहीं. ३३ शिष्य 


त्याला :म्हणाळे, एवढा लोकसमुदाय तृप्त होईल इतक्या 


भाकरी : आम्हांजवळ रानांत कोठून असणार £ ३४ ,येशतें 
.त्यांस विचारिटें, तुम्दांजवळ. किती भाकरी आहेत? ते 


म्हणाले, सात, व.कांहीं मासळ्या. २५ मग त्यानें लोकसमु- 


' दायास जमिनीवर बसाबयास सांगितलें. २६ नंतर त्याने त्या 


सात. भाकरी व.मासळ्या घेऊन इशोपकारस्मरण केलें; त्या 


मोहन शिष्यास दिल्या आणि शिष्यांनी. लोकसमुदार्याला 


दिल्या. . ३२७. मग: ते. सवे -जेवून तृप्त झाळे आणि त्यांनीं 


-उरलेल्या तुकथ्यांच्या :सांत पाठ्या भरून घेतल्या. ३८ 


तेन्हा त्याच्या बोष्यांनी जवळ येऊन- त्याला विनंती. केली: | जेवणारे चार हजार पुरुष होते. दिवाय ल्रिया व सुलें ही 


निराळींच होतीं. ३९: मग ल्ोेकसमुदायांस निरोप दिल्यावर 


'तो. तारवांत बसून मगदानाच्या प्रांतांत आला. 


चिन्ह दाखविण्याबावत केलेली. विनंति ध तील 


“१ ,तेन्हां परूशी व सवूकी यांनीं येऊन येश्ची 

ह परीक्षा पाहण्याकरिता, आम्हांस आकाशांतून कांही 
चिन्ह. दाखवावे, अक्षी. त्याजकडे मागणी, केली 

२ त्यानें त्यांस उत्तर. दिलें, . तुम्ही संघ्याकाळीं म्हणतां, 
उघाड होडेल; कारण आभाळ तांबूस आहे; ३ आणि 
तुम्ही सकाळीं म्हणतां, आज झड लागेल; कारंण भाभाळ 
तांबूस व गडद आहे. तुम्हांला आभाळाचे स्वखप ओळख- 
ण्याचे समजतें, पण काळांचीं लक्षणें. तुम्हांस ओळखतां 
येत नाहींत..४ दुष्ट व व्यभिचारी अज्ी पिढी प्विन्ह मागते, 


'परंतु तिला -योनांच्या चिन्हावांचून दुसरें चिन्ह भिळणार 


नाहीं. मगं तो त्यांत सोडून गेला. 
शिष्यांच्या असमंजसपणाचा निषघ 
५ .नेंतर: शिष्य - पलीकडे गेले, पण. भाकरी घ्यावयास 


'विसरळे. ६ तेव्हां येक्य त्यांस म्हणाला, परूक्षी व॑ सदूकी 


यांच्या. खमिराविषयीं. जपा व सावध राहा. ७ तेव्हां ते 


१६ 


अ० १९३५५७-१७४-- 





- विचार करून; म्हणाले, आम्ही भाकरी घेतल्या. 


नाहींत म्हणून हा असें-बोरतो; ८ परंतु. येय, हें ओळखून 

ला; 'अहो “ अल्पकिश्वासी, आपल्याजवळ भाकरी 
नाहींत म्हणून हा असें बोलतो, असा विचार तुम्ही मनात 
कां करिता -१ ९. तुम्ही अजन समजंत नाहीं काय? पांच 
हृजारांला पांच-मभाकरी दिल्यांवर तुम्ही किती टोपल्या 
उचलिल्या; १० तसेच चार हजारांला सात भाकरी 
दिल्यावर किती पाठ्या उचलिल्या; यांची तुम्हांला आठवणे 
नाहीं काय १ ११ मीं भाकरीविषयीं बोललो नाहीं हें तुम्ही 
कां समजत नाहीं £ परूशी व सवदूकी यांच्या 'खमिरा- 
बिषथीं सावध राहा. १२ तेव्हां ते समजठे' कीं त्यानें 
भाकरीच्या खमिराविषयीं नाहीं, .तर प्ररूशी व सदूकी 
यांच्या श्रिक्षमाबिषयीं सावध सहण्यास सांगितलें. - 


येश हा लिस्त असल्याची पेशाने दिलेली कदुळी 


:१३ नंतर फिलिणप्पाच्या :कैसरीयाकडल्या- 

गेल्यावर येशूने आपल्या शिष्यांस विवारिळें, मनुष्याच्या 
पुत्राला ठोक कोण म्हणून म्हणतात ? १४ ते 'बोलले, 
कित्येक बापिस्मा करणारा:योहान, कित्येक एलीया, 

विर्भया किंवा संदेष्टयांतील. कोणीएक्र, असें म्दणतात. १५ 
तो त्यांस म्हणाला, पण. तुम्ही मला.कोण म्हणून म्हणतां £ 
१६: शिमोन. पेत्रांनें उत्तर दिलें, आप्रण लिस्त, जीवंत 
देवाचे पुत्र, आहां. १७ येथले त्याला: म्हरळें, शिमोन 
बार्योना,' धन्य तुझी; कारण मांस व रक्त यांनीं नाहीं, तर 
माझ्या . स्वर्गातील 'पित्यानें हें तुला प्रगट केलें आहे. १८ 
आणखी मी तुला सांगतों कीं तूं पेत्र आहेस; आणि या 
खडकावर मी आपली मंडळी रचीन, व तिच्यापुढे अथो- 
लोकाच्या ह्वारांचें चालणार नाही. १९ मी तुला स्वर्थाच्या 
राज्याच्या किह्ठयाः देईन, आणि एथ्वीवर जें कांहीं: तूं बंद 
करशील तें स्वर्गात बंद केलें जाईल, आणि शथ्वीवर जें 
काँहॉ तू. मोकळें करशील तें. स्वर्गात सोकळें केळें जाईल. 
२० तेव्हां त्याने. शिष्यांस निघ्ठून सांगितलें, मी. शिस्त 
आहें हे कोंबाला सांगू नका: - 

स्वतःचे मरण का न यांबिषयींचे 
सविष्प र 1 
२१ तेव्हांपासून येह्व, आपल्या शिष्यांस देवू गला: 





कीं मीं यरदालेमांस जाऊंन वंडील, मुख्य याजक व शास्त्री 
यांच्या हातून बहुत दुःखें सोसावी, जिवे मारिले जावें व 
विसऱ्या दिवशी उठावें, याचें अगंत्य आहें. २२ तेव्हां 
पेत्र त्याला जवळ घेऊन त्याचा. निषेध कलून म्हणाला, 
प्रमुजी, आपणावर दया असो, असे आपणाला होणारच 
नाहीं; २२ परंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सेताना, 
माझ्यापुहन निघून जा; तू. मला अडखळा आहेस; कारणे 
देवाच्या गोष्टींकडे तुझे लक्ष नाहीं, माणसांच्या गोष्टींकडे 


आहे. 
'स्व' ला फांटा देण्याबद्दल इशारा 
२४ मग येश्चनें आपल्या दिष्यांस म्हटलें, माझ्या- 


-मागे येण्याचें कोणाच्या मनांत असेल तर त्यानें आत्म- 


निम्रह करावा व आपला वघस्तंभ उचलून घेऊन मलम 
अनुसरावें. २५ कारण जो कोणी आपला जीव वांचं- 
विभ्यास पाहीलं तो त्याला मुकेल; आणि जो कोणीं 
मजकरितां आपल्या जिवाला सुकेल त्याला तो. मिळेल 
२६ मनुष्ये. सर्वे जंग मिळवील आणि आपला जीव 
ग्माबील' तर त्याला. काय लाभ होईल १ अथवा मनुष्य 
आपल्या जिवाचा मोबदला काय देईल? २७ मनुष्यांचा 
पुत्र आपल्या पित्याच्या गौरवाने आपल्या दिव्यदूतांसहित 
येईल, त्या समयीं ' तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामा-. 
प्रमाणे फळ देईेळ.? २८ मी तुम्हांस खचीत सांगतों कीं 
येथें उमें राहणाऱ्यांत कोणी असे आहेत कीं ते मनुष्याच्या 
पुत्राला त्याच्या राज्यांत येतांना पाहत तोंपर्यंत त्यांस 
मरणाचा अनुमव येणारच नाहीं; 
येशचे रूपांतर 
१ मग सहा दिवसांनंतर येक्षूनें पेत्र, याकोब 
६ (७ व त्याचा भाऊ योहान यांस आपणाबरोबर एक 
उंच डोंगरावर एकांती नेलें. २ तेव्हां त्याचें रूप 
त्यांच्या देखतां पालटले; त्याचें मुख सूर्यासारिखें तेजस्वी 
झालें आणि त्याचीं वस्लें प्रकाशासारिखीं शुभ्र झालीं. ३ तेव्हां 
पाहा, मोसे व एलीया हे. त्याच्याबरोबर संभाषण करितांन 
त्यांच्या दृष्टीस पंडले. ४ मग पेत्र येथला म्हणाला, प्रभुजी 


*] आपण येर्थे असावें हें बरें आहे; आपली इच्छा असली 


तर मी येथें तीन मंडप करितों; आपल्यासाठी एक 


ड्‌ 


यर ऐऊडनशटान 





| _ व॑ एलीयासाठीं एक. ५ तो बोलत आहे 
तह ्योहाः तेजस्वी मेघानें त्यांजवर छाया केली; आणि 
'मीहमि्षांतून अशी' वाणी झाली: हा भाझा पुत्र, 

करमंप्रिय .आहे,. याजवर मी. संतुष्ट आहें; योचे तुम्ही 


ऐका. ६ हे. ऐकून शिष्य पालथे पडेले व फोर भयभीत ।: 
झाले. ७ तेव्हां येद्रातें जवळ येऊन त्यांस स्पर्श करून' | :“ £ 
म्हटलें, उठा, मिऊं नका. ८ तेव्हां त्यांनीं डोळे वर करून ): 


पाहिलें तों येश्वशिवाय कोणी त्यांच्या. टीस पडला नाहीं. 
रुमँंतरे.ते डोंगरावरून खाटी येतांना येश्नें त्यांस 
--ऑश्ी  केली कॉ मसुष्यांचा पुत्र मेलेल्यांतून उंटेंठ तोंपर्यंत 


हा” साक्षात्कार झाल्याचें कोणाला सांगू. नका. १० | 
स्थविर त्याच्या शिष्यांनी त्याला विचॉरिळे की; एलीया | 
- घेणारे. पेत्राकडें येऊन म्हणाले, तुमंचा गुरु पदीचा रुपया 
: देत नाहीं काय १ २५. त्यानें म्हटलें, हो, देतो. मग तो 


प्रथम. भाला पाहिजे असें शात्री कां म्हणतात £ ११ येशने 
उ्लश्तेदूठ, “ऐंछीया'*बेंऊन तो सर्व कांहीं ' यथास्थित 
करील हॅ: खरें; ११ परंतु मीः तुंग्हांस सांगतो कीं एलीया 
आलोच आहे, आणि त्यांनी त्याला न. ओळखंतां 'मंनास 
वाटेछें तसें त्याला केर्ळ; त्याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्रहि त्यांचें 
सौसंगार आहे. १२३. तेव्हां बापिस्सा करणारा -थोहान 
याजविष्यी हा आपणांस सांगतो, असें शिंष्य संमंभळे 

ते. लोकांजवळ. आल्यावर : एक मनुष्य 
त्याजकडे येऊनं त्याजपुढें* गुडघे. टेकून म्हणाला, . १५६ 
प्रभुजी, माझ्या पुत्रावर द्या करो? कारण तो 'फेपरेकरी 
असून फार दुःख भोगीत आहें; तो वारंवार विस्तेवांत व 


वारंवार पाण्यांत फ्डतो. १६ मीं त्याली' आंषेल्या झिष्यॉंकडे . 
आणिलें, परतु त्याच्याने त्याला बरे करवेना. १3तेव्हां : : .. 


नेशन उत्तर दिळें, अंहोहा, 'विंशासहीन व कुटिल पिढी 


मी. कोठवर” तुंन्हांबरोबर असूं: कोठवेर “तुमचें सोसू १ 
- केलें आणि म्हधके::३. मी-तुम्हांस*खचीत सांगतो, तुमचे 


त्वाला( येथे माझ्याजवळ -आणा: १८ नंतर येने त्याल 
दरयाविळे तेव्हां त्याच्यातूत भूत निघून गेलें आणि त्याचे 
घेट्केसंपु्लगाऱ्यबस झाला” 
मरणे नंतर. दिष्यः एकांती . येशअवळ येऊन * म्हणाले: 
आमच्याने त्याला-- कां. काढवठें. नाहीं १. रुळूऱ्यानेंःस्मा्सॅः 
म्हटलें, तुमच्या अल्पविश्वासामुळे; कवण मी हाहांस शर्यीत 
सांक्तो की जर- तुम्हांमध्ये: मोहरीक्या वाष्याएवशीकविशवार्स 


गड ब-या 


-असेळ-तर या डोंगरालाः'येथून "तिकडे: सर, : अर्सेतुम्दी 
: म्हटल्यास तो सरेल; तुम्हाळा कांहीं असाध्य होणाहू नाही. 
। [२९% तरी पण फ्र्थना ब उपास: यांकंचून :अँसेल्या 
: जातीचें. भूत निघत नाहे. 1 


आपल्या मृत्यूचे येशूने दुसर्‍यांदा 
केलेळं भविष्य १ 
२२ ते गालीलांत एकत्रं झेले असतां. येक्ष. त्यो. 


म्हणाला, ' मनुष्याचा . पुत्र लोकांच्या हाती "घरून दिला 
' जाणार आहे; २३ तें. त्यांला. जिवे मारितील,* आणिं 
' तिसंथ्या दिवशीं तो उठेलं. तेव्हां ते फार खिंने झाले 


तो मंदिराचा कर देतो 


२४ नंतर ते कफणंद्ूनांत आल्यावर : पंदी'चा.' ख्पया 


धरांते आल्यावर तों बोलण्याच्या अगोदर येशू म्हणाला, 


: वौंमोना, तुलाः कसें वॉटेतें £ एध्वीवंरील राजे .कोणापोखून 


जकात किंवा पटी घेतात. £ आपल्या पुंत्रोपासून अर्थवी 
परक्यांपासून : २६ परक्यांपासूनं, अर्से' त्यानें म्हटल्यावर 
येश्रनें त्याला म्हटळें, तर पुत्र मोकळे आहेत. २७तथॉपि 
आपण त्यांस 'अडंखेळवू. नये;. म्हणून तू.-जाऊन समुद्रांत 
गळे टाक; ''आणि.-पर्हिल्याने -बर- येंहेल तों मासा धरून 
त्याचें तोंड' उघंड; म्हणजें तुंलां. दोन : रॅपयारचे. नाणें 


| सापडेल,्ते घेऊन माझ्मॉर्बइले वे” तुईयाबंल त्यास वे. 


नग्नतेबाब्रत पाठ 


कत्या वेळेस शिष्य येशकडे येऊन म्हणाले; 
६८८ -त्वगोच्या राज्यांत मोंठा*कोण १ २ तेंव्हा त्याम 
'आळकाल बोलावून त्याला त्यांच्यामध्ये उमे 


मन वळल्याशिवाय व तुम्ही बाळकांसारखे- झाल्यादिवाय 


' स्वंगोच्या राज्यांत तुमचा प्रवेश होणार'व' नाहीं. ४ यास्तव 
-जो-कोणी आपफमाला:-या-बाळकासारिखाःलीनःकरीळ: तोच 


स्वमोच्याःराज्यांतःमोठा होय; ५ आणि जो कोणी: माझ्या 
नांनाने'5अझ्ा "एका -बोळकाळा जकळ करील त्याने: मळ 
जवळ केके अले होईल: 


१: 


अ« १८३६-२९ . 





दुसऱ्यांना आडकोठी घालणाऱ्यांस इशारा - 

६ मजवर विश्वास ठेवणाऱ्या* ह्या लहानांतील:एंकाला: 
जो कोणी अढखळवील त्याच्या ग्रळ्कांत मोठ्या : जात्याची 
तळी बांधून त्याला समुद्राच्या खील पाण्यांत. बुडवावे 
ह्यांत त्याचें हित आहे. 

७ अडखळ्यांसुळें जगाठा धिक्कार असों ! अडखळे तर 
होणारच, परंतु. ज्या मतुष्याकडून अडखळा होईल त्याला 
विकार असो !. ८ तुझा हात किंवा. तुझा पाय तुला 
अहखळवितो तर तो तोहून फेकून दे; दोन हात किंव 
दोन फाबः असून सार्वकालिक अभींत: पडावें यापेक्षा व्यंग: 

लंगडे होऊन: जीवनांत: जावें हें तुला बरें आहे. 
९.तुझ्या-डोळ्यानें तुला अडखळविलें.तर तो उपटून फेकून 
- दे;दोन छोळे. असून 'अभिनरकांत पडावे. ग्रापेक्षां एक 
डोळा. असून . जीवनांत जावें. दे तुळा बरें आहे. १८ 
संभाळा, यो.लहानं. मुलांतील- एकालाहि तुच्छ मानूं नक्रा; 


कारण;-मी तुम्हांस. सांगतो कीं स्वर्मात. त्यांचे दिव्यवूस. । 
साझ्या स्वर्षांतील. पित्याचें तोंड नित्य. पाहतात. [ १५: 


५१२: ज्ु्दांस कसे: वाटते; कोण़ाएका मजुष्याजवळ 
शंभर मेंढरेभाहेत; आणि त्यांतूज एकादे भटकलें. तर 
तो तीं .च्रश्लाज्गवः:सेंगराबर सोडून: त्या: मटकलेल्याचा 
शोध. करण्यास जाणार नाहीं काय? १३ कदाचित तें 
त्याला सांपडळें, तर न भटंकलेल्या' नव्याण्णवांपेक्षां तो 
त्यावरून अधिक आतंद करील :असें मी :तुम्हांस खचीत 
सांग्रतों... १४ तसें या कहानांतीळ, कोणाचाहि जा व्हावां 
"जशी. तुमख्या:स्वर्गातील पित्याची इन्छ्ा-नाही: 


“ह 2८२ ०. 


१५ तुह्या भावाने तुझा अपराच केला, तर जा, आणि 


तूं व तो एकटे असतांना त्याचा अपराध त्यात्त दाखीव; . 


त्यानें-तुझे- ऐकले तर. तूं. आपला: भाळ मिळविळा-असें 
होडेल;; १६ परंतु त्याले. जर, न ऐकले: तर :ुःआंणखी- 
एकादोषांस आपणाबरोबर घे; अशासाठी. की: कन किंबा: 





तीन साक्षीदारांच्या तोंडार्ने प्रत्येक शब्द आबोत व्हावा; 


: १७ आणि: जर त्याने त्यांचें न ऐकलें तर मंडळीला, कळीव; 


आणि त्यानें मंडळीचेंहि न ऐकले. तर तो तुला विदेशी. 
किंवा. जकातदार याच्यासारिखा होवो: १८.मी तुम्हांस 
खचीत सांगतो, - जें कांहीं तुम्ही. एथ्वीवर बंद कराल, तें 
स्वगांत बंद केळे जाईल; आणि जें .कांदीं तुम्ही एथ्वीवर 


. मोकळें कराल, तें स्वर्गात मोकळें केलें जाईल. 


संयुक्त 
१९-आणखी तुम्हांस. सांगतों,...एथ्वीवर: तुमच्यांतील 


: दोघे; कोणाएका गोडीविषर्यी 'एकचित्त-होऊन. विनेति करि- 


तीळ तर ती माझ्या स्वर्गातील पित्याकडून त्यासाठी केली 
जाईल; २० कारण, जेथें दोघे किंवा तिघे माझ्या नामाने 


जमले आहेत तेथें त्यांजमध्यें मी आहें क, 
' पकमेकांला क्षमा करणे या कर्तव्याची दिकवण 


च त्याबाबत छतप्न चाकणचा रष्टांत 
“२१ तेव्हां पेत्र त्याजकडे येऊन म्दणाला, प्रभुजी, 


' माझ्या भावाने <किती. वेळां माझा अपराध केला.अक्षतां 


मी.त्याला क्षमा करूं; सात वेळां काय £ २२-येशनें त्या 
म्हटलें, सात वेळां असें मी पुत्ज :न्दणत नाही, . तर्‌ 
सातांच्या सत्तर चेळां. २३ यामुळें स्वगो्चे राज्य कोणाएका 
राजासारखें आहे; त्या राजाला आपल्या दासांपासून हिशेब 
घ्यावा असे वाटलें; २४: आणि तो हिशेब घेऊं :लागला- 
तेव्ह एक कोटि, रुपयांच्या देणेदाराला. त्याजकडे. आणि, 
२३५., त्याजवळ' फेड. करावयास: कांहीं नसल्यामुळें त्याच्या 
घ्ल्याल्े कीं तो, त्याची बायको..व सुळे यांस 
स्मरचें. जें कॉर्ड!..असेंड ते. विकून. फेड करून '्यावी, 
२६-तेव्हां- त्या ददासानें: त्यच्या पार्या. पढून: म्हटलें, मळ: 
वागवून: घ्या, पद्णजे मी आपली : सर्व: फेढ करीन. २७ 


आगणूक जु तेव्हां.त्या दासाच्या घन्याळा दया :घेऊन.;त्यानें. त्याल 


मोकळे केलें, व त्याचें तें देणें सोडिले. .२८-- तोच दास 


बाहेर गेल्यावर ज्याच्याकडे त्याचें पंचवीस रुपये येणें: होतें 


असा त्याचा एक सोबतीचा दास त्याला आढळला, तेव्हां 


. तो: स्माला बरून त्याची नरडी आवळून: म्हाणाला, तुजकडे 
: माझें: येणे-आहे ते फेहून टांक; . २९ यावर त्याचा सोक- 
' ती मासे :त्राच्या पावो पडून ययावर्यां कशन म्हमाऊा 
श्रे - र 


पण | दुसरी करिते :तो.,व्यभिचार. .करितो; आणि जो कोणी 
आेझया. ठांकिलेल्या-त्रीकरोबजर लम करितो. तोहि व्यंमिचार 
:करितो:- १० दविष्य-स्याला म्हणाळे;: बायकोच्या. संबंधागें - 


पुरुषाची गोष्ट अक्षी असली तर लच ल-केळेळे-बदे: ११. 
'त्यानें त्यांस 


अल्ला. वागवून घे; मणजे मी तुझी केड करीन; ३० 


त्याबेःन ऐकतां. त्यानें जाऊन तें देणें तो फेडीपर्यंत त्याला, 
कॅबेशाळेंत घाळून ठेविले. ३१ तेव्हां घडलेला हा प्रकार ' 
पाडूनःत्याच्यासोबती'चे- दास फार दुःखी झाळे, आणि 
ःहयांतीं येऊन सवे. वतेमान आपल्या धन्याला स्पष्ट: सांगितलें. : 
"शेज :उतेव्हा: त्याच्या धन्याने. त्याला. बोलावून म्हटळें,:अरे : 
दुष्ट "दर्सा;.: तूं: मला विनवणी केल्यावरून मीं तें सर्वे देणें: 
वुरः्सोडिळे;” ३३ जशी दया मीं तुजवर केली तझ्ली द्या . 
9 राज्यासाठी 'ज्यांनीं: आपणांस नपुंसक करून घेतठें असे 


सेंहि आपल्या सोबतीच्या दासावर करावयाची नव्हती काय: 
३४ मग्न त्याच्या घन्याने त्याजवर रुट ह्दोऊन तो सर्वे देणें 


केडीपर्यंत त्याता यातना करणार्‍यांच्या हाती दिलें. १५ | ४.-: 
जर तुम्दी प्रत्येक आपापल्या बंधूला ' मनापासून क्षमा '। > 


करणार नाहीं, तर भाझा स्वर्गातील पिताहि त्याप्रमाणेच 
दम्हंबिषयी करीळ | 
सुटपत्र ( सोडचिठ्ठी ) विषयक प्रभ 

) नंतर असें झालें कीं. हे बोलणें. समा" 


१९ केल्यावर येशगालीलाडून निघून याडेंनेच्या पली- | 
कडे यहूदीया प्रांतांत गेरा. -२-तेव्हां लोकांचे | ... . 


थव्यांचे थवे त्याच्यामागून:गेळे; त्यांस त्यानें तेथे बरें केलें 


३ नंतर परूद्ली :त्याजकडे. ओेऊन त्याची परीक्षा) 


आहण्याकरितां म्दणाले; बायकोला. क्रोणत्माहिः. कारणावरून 
खकणें हॅ. योग्य काय १. ४ त्यांने छेत्तर दिलें, हें -तुमच्या 
बाचण्यांत आलें. नाहीं काय. कीं ज्याने मनुध्यें उत्पन्न 
केलीं, त्याने “ तीं ' प्रारंभापासून .' नरनारी अशीं उत्पन्न 


केलीं,? ५ व म्हटलें, ' याकरितां पुरुष आहेबापांस सोहून . 
आपल्या बायकोठा जडून राहील, आणि तीं दोघें एकदेह ! : 
होतीळ ? १ ६ ह्यामुळें ती पुढें दोन नव्हत तर एकदेह. 


अशीं आहेत. यास्तव देवानें जें जोडिलें आहे तें मनुष्यानें 
तोह गये. ७ ते त्याहा म्हणाळे, तर “ सूटपत्र. देऊन तिला 


ठांकाबें  अश्ची आज्ञा मोहाने कां. दिली £ ८ त्यानें. त्यांस 


म्हरळें, तुमच्या अंतःकरणाच्या कठोरपणामुळें: मोलाने 
..वुस्धांस आपल्या बायका टाकू दिल्या; तरी प्रांरंभापासून 
* झसें नव्हते. « मी तुम्हांस सांगतो कीं, : जो. कोणी 
_ अे्षणल्या बायकोला . न्यम्सिचाराच्या कारणादांचून टाकून 


अ० १८५२९-१९:२२ 


ले, हॅ.,वचन. सवोच्यानें स्वीक्रारवत जाही; 
ज्यांस हें दानं दिळें-आहे. ते. ल्वीक्रारितात:::-१ २: भरारभ 
आहेच्या उंद्रापासून जन्मलेले 'असे.. नपुंसक: आहेत. 
मजुष्यांनीं केळेळे असेहि नपुंसक - आहेत, आणि स्वर्गाच्या 


न्पुंब्रक आहेतं. :ज्याच्यानें हें स्वीकारवतें तो. स्वीकारी. 
येशं लडानं मुलांना आज्षीर्वांद देतो 

१३ नंतर' त्यानें बाळेकांवर हात ठेवून प्रार्थना करावी 

म्हणून त्याच्याजवळ त्यांस आणिरळें; परंतु . शिष्यांनी आण- 

णाऱ्यांस दठाविटें.. १४ - येशूने म्हंटळे, बाळकांस 'भजकडे 

येऊं द्या; त्यांस मना करूं नका, कारण- स्वर्गाचे राज्य 


| असल्यांचेंच आहे. १५ मग-त्यांजवर हात' ठेवल्यावर ले 


'्लेथून गेला. : 
सार्वकालिक: जींवनप्राप्त्यर्थ काय कराचे 
असा श्रीमंत तरुणत्या प्रश्न . 

१६ नंतर, पाहा, एक जण येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी, 
मला सार्वकालिकजीबनं मिळ्वें म्हणून मीं कोणतें श्ांगळ॑ं कार्य 
करावें £ १७ त्यानें त्यास म्हटळें, मला चांगल्याबरिषयीं कां 
विचारितोस £ चांगला असा एकच आहे; तरी तूं. जींवनांत 
प्रवेश कश पाइतोंस तर देवाच्या आक्ञा पाळ. १८ तो 
त्याला म्हणाळा;.. कोणत्या 2 येने म्हटलें, ' मनुष्यहत्या 
कहे'नको; व्यमिचार करूं नको, चोरी करूं नको, :खोटी 
साक्ष केळं : नको, १९ आपल्या बापाचा व आपंल्या 
आईचा सन्मान. कर;? आणि “जशी आपणावर . तशी 
आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति. कर.” २० तो तरुण त्याला 
म्ह॑णाला;- मीं हें अवघें पाळिळें आहे; माझ्या ठायी अजून - 
काय उणे आहे १ २१ येशरनें त्याठा म्हटलें, पूर्ण होऊं पाह- 
तोस तर जा, आपली ' मालमत्ता. विकून. दारिद्यांस दे, 
म्हणजे तुला स्वगीत संपत्ति मिळेठ; आणि चल, माझ्यामागे 
ये; २२ पण-ही गोष ऐकून तो तरुण खिन्न होऊन निघून 
गेला, कारण त्याची मालमत्ता पुष्कळशी होती: ! 


4 


अ२९२९५२३-२०:२१ 





'नेळ्यांतून: जाणे सोपे./ओऔहे. २५:हे. :-ऐकून'*शिष्य फार थक 
,होऊन म्हंणाळे, तरा संग कोण तरेल १:: २६ ' येशनें त्यांज 


कडे न्याहाकून<पाहून म्हटले, हॅ: समुतमाला-अशक्य:आहे, 
देवाला तर सवे दाक्य आहेः राण तम्हा. -पेत्राने“ ताला 


म्हटलै'> पाहा!:- आम्ही सचे सोडून :कॉपल्यामागे *आ]ळों 
आहों, तरा उआनडांस॑ कायः”मिळणारुगशाहे £:५ येशनें 


त्यांस म्हट्के, . 'मी.. तुम्हांस -सत्रीत- सांगतो, :पुनरुतत्तींत 


मनुष्याचांपुर्व्व आपल्या गौरयाच्या राजासनावर बसेल, तेव्हां 


माझ्यामातेताळल आलेले तुम्हीहिःबारा राजासनांवर बसून . 


- इक्लाएलंलोया; बास! वंदांचा भ्यायमिवाडा: कराल: :२९ 


'आपण्रशी'म्यॉा केशी श्रहे;माळ)* बहिणी, बाप, आहे, मुलें: 
झिंवा शेतें..माझ्या .नांमाकरितां सोडिलीं आहेत; त्यात्म . 
शंभरपँट -मिळच-साकेस्रलिक 'लीषन: देःबत्तन-मिंळेल, २० 
परंतु जे पदिठ्टे ते-शेवकळे: आणि.दोंबटहेतेः पहिळे, असें; 


पुष्कळ जश्रांचेंःहोईल. | 
दाव्हसळ्यांतील:-कोस्ल्कऱ्सांचा इष्ठालत 





पाक कारूवुगोचें 'राउव ,कोणाएका :घरधन्यासारखें 1 
.&-> आहे-तो(झापल्या द्राफ्तमळ्यांत :मोरार्ने, कामकरी 


लाषाबयास: मोठ्या सकाळीं बाहेर गेला; २ आणि 


त्याने::क्रामक्रऱ्यांसः; रोजची: पावली. ठरवून: त्यांस: आपल्या . 


द्राक्षमळ्य़ांल पोठविळें. २ मग तोःतिखज्याः तासाच्या. सुमा- 
रास ब्राहेर,गेला , आणि 'त्यारने अड्यावर !कित्येक्यॉर् सिक्रामे 


उभें राहिलेछें पाहिलें. ४'तो त्यांस म्हणाला :चुस्हीहि-दो- : 
आळ्यांत..जा, जें योग्य ते मी तुम्हांस देहेत; आणिले गेले. . 


":झुनः सहाव्या व नवव्या तासाच्या समारास. त्याने-बॉहिर 


जाऊन तसेंच केलें. ६ उनंतर अकराव्या तासाच्या'सुमारस . 


तो बाहेर गेला तेव्हां आणखी कित्येक उभे राहिलेले त्माला 


आढळले: त्यांस: त्यानें म्हटलें, तुम्ही सारा :दिवस येथें 


रिकामे का. उभे राहिला आहां? ७ ते त्याला म्हणाले, 
आम्हांस कोणीं: कामाघर 'लाविळे नाहीं म्हणून. : त्यानें .त्यांस 


- १ म्हटलं,-तुम्हीहि द्राक्षमंळ्मांतु:जा.. &-सम्न संघ्याकाळ्झाल्याः 

मह तेव्हा? येशू ज्भापल्या ममापल्या शिवकर म्हर्ले मी तुम्दांस : 
उ्थचीत सांगती; स्थगेच्माश्सज्यांतःखस्वांनाचा:प्रवेश होणें 
कठीण आहे! ४ अणखी ! तुम्हास सांगतो, : देवाच्या ' 
राज्यांत: घनबांनाचा 'अवेंश- होणें यापेक्षा उंटाला- सुईच्या : 


वर-द्राक्षंमळ्याचा धनी' भपल्ट": कोरमाऱ्याल्य म्हणाला, 
कामकऱ्यांस चोलाव, आणि :दोवटंल्योपाधून (आरंभ "कॅलेन 
पंहिल्याफ्रर्यंत त्यास मजुरी दे..९.तेव्ही जे.अकररांव्या तासाच्या 
खुझआरास लाविले होतेःते आल्यावरःत्यांस* पावली पचली 
इमेळालीः १० .मग पहिळे आले, आणि आपणांस>अधिक 
मिळेळ*असें त्यांना वाटलें तरी. त्यांसहि पवल फ्रवलीच 
सिळाठी: ११: ती. त्यांनी:घेतल्यावंरंरघरधॅन्याबिल्द कुस्कूर 
करून म्हटलें, :१२ साः्शेवरल्यांनीं-एकत्र.त्रातः काम केलें, 
आषिं.' आम्हीं. दिवसकतांउन्हांतान्हांत :कष्ट. केले, -त्या 
आम्हांस व त्यांस :तुम्दीं सारखें ठेखिळें आहे. १३ तेव्हां 
त्याने त्यांतील एकाला-उत्तर विळे, गड्या, मी तुझा. अन्याय 
करीत नाहीं; तूं: मजबरोबर: पावलीचा. करार केळा कीं 
नाहीं १ १४ तूं आपलें घेऊन चालावयाला लाग;-जसें तुळा 
तसें या.शेवटल्यालाहि द्यावें अज्ञी माझी इच्छा आहें. १५ 

माझे आहे. त्याचें आपल्या मर्जीप्रमाणे करावयास मी 
सुंखत्यारं “नाहीं :काय़े £ अगर मी. उदार आहें हें तुझ्या 
डोळ्यांत “सलते क्राय” -१% याप्रमाणें टळे ते..पहिळि 
बः-पहिले:ते'शेत्रंटळे होतील. 


क व ये शूर्ने आपल्या सत्यूचे तिसऱ्यांदा 


| केलेले: भविष्य 
54: येश॑ बर यैरुदळेमास जातं. असंतां त्याने बोरा 
कषिष्यांस वाटतं एंकीकेंडे नेऊन म्हटलें; १८ पाहा, आर्पण 
बर'यरसेडेमास' जात आहो आणि मनुष्याच्या पुत्राला 
सुख्य याजकांच्या- वे शोळयांच्या हाती घरून. देण्यांत 
येईल; ते स्थाळी मरणदंड ठरतितील; १९ थट्टा करावयास, 
फटके माराबयास व वधस्तंभावर खिळावयास:- त्याला 
'बिदेऱ्यांच्या स्वाधीन करितील आणि तिसऱ्या दिवशीं तो 
त्पुमः उठेल. कि प्र 

येहिक सन्मानाधाप्त्यर्थ विनंति 

२ तेव्हां जब्दीच्या धुन्नांच्या आईने आपेल्या पुंत्रो्सह 
त्वार्जकडे स्येऊेन-पॉर्यी पडून त्यांजजबळ. कांही: मागितें. 
%६१-त्यार्ने. तिळा म्हटलें, तुले कोय पाहिजे १ ती. त्यांला. 


-म्हणाली;“ आपल्या राज्यांत या. माझ्या. दोघां. पुत्रांतींळे 


शुकानें आपल्या उजवीकडे: वः एकानें आपल्या डावीकडे 


४ 








। य द्या. २२ येधते उत्तर दिलें की तुम्ही काय | 


मागतां:.हें : तुम्हांस. समजत नाहीं; जो प्याला मी पिणार 
आहे,तो. तुमच्याने. पिववेल काय? ते त्याला म्हणाले: 
पिबवेल.. २३ त्यानें त्यांस म्हटलें, माझा प्याला तुम्ही प्याले 
स्वरा, पणःमाझ्या उजवीकडे व माझ्या डावीकडे. बसण्याचा 
अधिकार. देणें :मजकडे. नाहीं, तर ज्यांच्यासाठी माझ्या 
,पित्यानें हा सिद्ध केला त्यांच्यासाठी तो आहे. २४ ही 
' गोष्ट ऐकून दहा शिष्यांस त्या दोघां भावांचा राग आला. 
-२५ पण येशरने त्यांस. बोलावून. म्हटटें, विदेश्यांवर 
त्यांचे अधिपति प्रभुत्व चालवितात व मोठे लोकहि 'अधि- 
कार करितात, हें तुम्हांस : ठाऊक - आहे. २६ तुम्हांमध्यें 
तसें नसावें; तर तुम्हांमध्यें जो कोणी श्रेष्ठ होऊं पाहतो 
त्यानें तुमचा सेवक व्हावें;...२७ : आणि तुम्हांमध्यें जो 
कोणी पहिला होण्यास इच्छितो त्यानें तुमचा दास व्हावें; 
२८ याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावयास नाहीं, 
तर सेवा कराक्यास वः बहुतांच्या. खंडणीसाठी आपला जीव 
द्यावयास आला. .. ऱ्ट 
दोन अंघळ्यांला दइष्टिदान 
२९ मग ते यरीहोहून जात असतां मोठा लोकसमुदाय 
त्याच्यामागून चालला. ३० तेव्हां पाहा, वाटेवर बसलेले 
दोन अंघळे, येद्व्‌ जवळून जात आहे हे. ऐकून, ओरहून 
म्हणाळे, प्रभो, अहो दाविदाचे पुत्र,-आम्हांवर दया करा. 
३१ त्यांनीं उगें राहावें. म्हणून लोकांनीं त्यांस धमकाविठें; 
तरी ते अधिकच ओरडून म्हणाले, प्रभो, अहो दाबिदाचे 
पुत्र, आम्हांवर दया करा. ३२ वयेद्वने उर्भे राहून त्यांस 
बोलावून म्हटळें, मीं तुंम्हांसाठीं काय करावें म्हणून तुमची 
इच्छा आहे? ३३ ते त्याला म्हणाले, प्रभुजी, आमचे 
डोळे उघडावे. ३४ तेव्हां येशूला कळवळा येऊन त्यानें 


-त्यांच्या डोळ्यांस. स्पर्श केला, तेव्हां त्यांस तत्काळ दिसूं 


लागलें, आणि ते त्याच्यामागे चालले... 
यरुवालेमांत येशूचा जयोत्सवानं प्रवेश 
१ ते यरालेमाजवळ येत .असतां जैतूनांच्या 
०११ डोंगराजवळ बेथफगे येथवर पोहचले, तेव्हां 
येतें दोघां शिष्यांना असें सांगून पाठविलें कीं 


२५ 


-केल्या, १३ आणि त्यांस म्हटलें, 


अ० २०१॥२१-२१५१६ 


२-तुम्ही समोरच्या गांवांत जा, म्हणजे तेथें बांधून 
ठेकिळिली. एक गाढवी व॑ 'तिच्याजबळं-रिंगरू-अशीं तुम्हांस 
लागलींच आढळतील; त्यांस. सोहून मजकडे आणा; ३. 
आणि कोणीं तुम्दांस कांहीं म्हटलें; तर प्रभूला यांची गरज 
आहे, असें सांगा म्हणजे .तो तेव्हांच तीं पाठवील. ४ संदे- 
ए्थाच्या द्वारें जें सांगितलें होतें तें पूर्ण व्हावें म्हणून. हॅ 
झाले; तें असें की, 
५ सीयोनेच्या. कन्येला सांगा, 

पराहम, तुझा राजा तुंजकडे येत आहे; तो सौम्य आहे. 

अदणून. तो गाढवावर, म्हणजे. गाढवीच्या 'शिंगरावर 
बसला आहे. 
-. ६ तेव्हां शिष्यांनी जाऊन येशूच्या आज्ञेप्रमाणे केलें; ७ 
गाढवी व रींगरूं ही. आणून* त्यांवर आपलीं वरे घातलीं 
व तो वर बसला. ८ तेव्हां लोकससुदायांतील बहुतेकांनी 
आपलीं वल्लें वाटेवर पसरलीं व॒ कांहींनीं झाडांच्या डहाळ्या 
तोहून वाटेवर पसरिल्या; ९ आणि पुढें चालणारे व मागें. 
चालणारे लोक गजर करीत म्हणाले, दाविदाच्या पुत्राला 
* होसान्ना; प्रभूच्या नामाने येणार धन्यवादित असो, उध्वे- 
लोकीं ' होसान्ना. “ १० तो यरुठालेमांत आल्यावर सव 
नगर गजबजून म्हणाले, हा कोण १ ११ .लोकतसुदायः 
म्हणाले, गालीलांतील नासरेथाहून आलेला .हा-- येद्य., 
संदेष्टा होय. र 

तो मंदिराचे घुद्धीकरण करतो 

१२ नंतर येश्‌ मंदिरांत गेला; मंदिरांत जे क्रयविकय 
करीत होते त्या सर्वांस त्य़ाने बाहेर घालवून दिलें, 
सराफांचे चौरंग व कबुतरे विकणार्‍यांच्या बैठकी पालथ्या . 
५ माझ्या घरास 
प्रार्थनामंदिर म्हणतील, ' असें लिहिलें आहे; परंतु तुम्ही 
त“ डुटारूंची गुहा! करीत आहां. १४ मंग अंधळे व 
लंगडे. त्याजकडे मंदिरांत आले, त्यांस त्यानें बरें केलें. 
१५ तेव्हां त्यानें केळेले चमत्कार व दाविदाच्या पुत्राला 
“होसान्ना! असें मंदिरांत गजर करणारीं मुलें हीं पाहून 
मुख्य याजक व. शास्री रागावले, १६ व त्याला 
म्हणाळे हीं काय म्हणतात हें तुम्ही ऐकतां काय ! 
येशर्जे त्यांस म्हठळें, हो; “ बाळक व तान्ही मुळें यांच्य 





अ० २९५१६४५ 


मत्तय 





युलांतूनःसू. स्तुति दू्ण करविली.“ आहे, हे तुमच्या बाचे- । मनुष्याठा दोन पुत्र होते; तो पहिल्याकडे आाऊन म्हणाल. 


- ण्यांत कीं. नाहीं काय १:१७ नंतर तो त्यांस शोहइून 
. नगराबाहेर जेशावीस गेला; व तेथें कस्तीस राहिला. 
"१८ भग सकाळीं .तो परत नगरास. येत असतां त्याला 
भूक लागली; १९ आणि वारेवर अंजिराचे: एक झाड 
थाहून तो त्याकडे गेला; पण पानांवांचूंन त्यांवर त्याला 
कांहीं मिळाळें नाहीं; मग त्यानें त्याला म्हटलें, यांपुढे तुला 
फळ क्षीनःयेवो; 'आणिः तें :अंजिराचें झार .!:छागलेंच 
म्राठून, गेले. २० हॅ. पाहून दिष्यांनी आर्य कशन म्हटलें 
अंजिराचें झाड लागलेच कसें वाळून गेलें १ २१ वेधले त्यांस 
उत्तर दिलें, मी तुम्दांस 'खचीत' सांगतो, तुम्हांस विश्वास 
असल्य ब. तुम्हीं संशय . न. धरिला; तर अंजिराच्या 
झाढाला केल्याप्रमाणे तुम्ही कराल, इतकेंच नाही,तर या 
डोंगराठाहि तूं उपटून समुक्ंत* टाकित जा, असें जर 


२३ 'मंतर तो. मंदिरांत जाऊन दिक्षण देत असता 
मुख्य याजक व लोकांचे वडील जंन त्याच्याजवळ येऊन 
तुम्ही. कोणत्या अधिकोरानें हें करतां, व तुम्हांऊ हा 
अधिकार कोणीं दिला ? २४ येशनें त्यांस उत्तर दिलें 
मीहि तुम्हांस एंक गोष्ट विचारिताो ती मंला सांगाल तर 
कोणत्या अधिकाराने. मी. हें करितो, तें मीहि तुम्दांस 
सांगेन. २५ योहानाचा बापिस्मा कोठून : होतां ? 
स्वगीलून . . किंवा. : मनुष्यांतून ६ तेव्हां - ते: आपसांत 
विचार कह लागले कीं. स्वर्यीतूत असें म्हणावें तर हा 
आपल्याला म्हणेळ, मंग तुम्ही त्याजवर कां किधास ठेविला 
चाही ? २६ बरें, मनुष्यांतून असें म्हणावें तर आपल्याला 
खंकांची.औति बारते,. कारण संवे लोक-योहानारा खंदेटा 
मानितात. :२७- तेव्हा त्यांनी येला उत्तर दि, आम्हांस 
ठळक नाईीं.. तो त्यांस म्हणाठा, तर कोणत्या अधिकाराने 
हें करितो हें मीहि तुम्धांस सांगत नाही. . “ 


झल; आज दराव्हमळ्यांत जाऊन काम कर; २९ त्याने उत्तर 
दिलें, मी नाहीं जात; तरी कांहीं वेळाने त्याला पस्तावा 
होऊन तो गेला. ३० मग दुसऱ्याकेडे जाऊन त्यानें तसेंच 
म्हटलें; त्यानें उत्तर दिळें, जातों महाराज; पण गेल नाहीं 
३१-या दोघांतून कोणी बापाच्या इच्छेप्रमाणे केळे? ते 
म्हणाळे, पहिल्यानें. येशर्त त्यांस म्हठळें, मी तुम्हांस 
खचीत; सांगतों. की जकातदार व कंसंबिणी तुमच्यापुढे 
देवाच्या राज्यांत जातात; ३.२ कारण योहान घर्ममार्गाने 
वुम्डांकडे. आला; आणि तुम्हीं त्याचा विधास धरिला नाहीं; 
जक्मातदार व॑ कसबिणी यांनीं त्माचा विश्वास धरिला; तर 
हॅ. पाहून तुम्हीं त्याचा “विश्वास धरावा असा -मागूनहि 
पश्चासताप केला नाहीं. 
। दाकमळ्याया हणांत 

३३ आणखी: एक दाखला ऐकून घ्या; कोणीएक 

गृहस्थ होता, “ त्यानें द्राक्षमळा लांबिला, त्याभोवर्ते कुंपण 


_:” | घातले;- त्यामध्यें - द्राक्षारसासाठी कुंड खणिळें व माळा 


बांधिला ;” आणि तो. माळ्यांस सोपून देऊन आपण परदेशी 
गेला. ३४ नंतर फळांचा हंगाम आल्यावंर त्यानें आपलें 
उत्पन्न घेण्याकरिता आपल्या दासांस माळ्यांकडे पाठविलें, 
३५. तेव्हां माळ्यांनीं त्याच्या दासांस धरून कोणाला ठोक 
दिजे, कोणाळा जिवें मारिळे, व कोणाळा दगढमार केळ. 
३६ त्यानें फिरून पहिल्यापेक्षा अधिक असे दुसरे दास 
पाठविळे; त्यांच्यांशींदि ते तसेच वागळे. ३७. झेवरी,--ते. 
आपल्या पुत्राचा मान राखतीलं असें म्हणून त्यानें आपल्या 
पुत्रास त्याजकडे पाठविठें; ३८ परंतु माळी पुत्राला पाहून 
आफ्सांत म्हणाळे, हा वारीस आहे; चला आपण याला 
जिवें मारूं, ब याचें वतनं घेऊं. ३९ तेव्हां त्यांनी त्याला 
धरून प्राळमळ्याबाहेर काढून जिवें मारिले. ४० तर मग 
द्राक्षमळ्याचा थनी येईल तेव्हां तो त्या माळ्यांचें काय 
करील १ ४१ ते त्याला म्हणाळे, तो त्या दु्णांचे हालहाल 
करून त्यांचा नाश करीळ,: आणि जे माळी हंगामी त्याला 
उत्पन्न देतील अशा दुसर्‍्यांकडे तों द्राक्षमळा सोपून देईल. 
४२ येश्व त्यांस म्हणाला, . 


दोस पुच्ांचा 
२८ तुम्हांस काय वाटतें तें. सांगा बरें १ एका | जो घोंडा बांघणाऱ्यांनीं नापसंत केल. 
२६. 





__ श्रे. आसच्या दृष्टीने भध्ययेकारक -कृत्य- आहे, 
असें.शाक्षांत-तुमच्या वाचण्यांत क्ती आलें नाहीं काय १ 
४३ यास्तव मी. तुम्दांस सांगतों कीः देवाचें राज्य तुम्दा 
यातून. काढून घेतलें जाईल; व..जी: प्रजा:त्याचें उत्पन्न देईेळ 


तिला तें दिळें जाहल. ४४. जो. ह्या:घोंब्यावर पडेल त्याचा. 


चुराडा होईल, परंतु. ज्या कोणावर ह्य पडेल,. त्याचा हा 
भुगामुगा करून टाकील. ४५ मुख्य याजक व परूद्धी त्यांचे 
दाखले ऐकून, हां आम्हांविषयीं बोलत आहे, असें समजलें. 
४६ ते त्याळा. धरावयास पाहत होते, परंतु त्यांना ढोक- 
ससुदायांची भीति वाटली; कारण. ते त्याला . संदेष्टा 
मानीत होते... . 


लग्नाच्या मेजवानीचा दृष्टांत 


१ येंशू पुंन: त्यांसं दाखले देऊन बोलेलागंला :- 


२ स्वरगो्चें राज्य कोणोएंकां. राजासारिखें आहें 

: _ त्यानें आपल्या पुत्राच्या लंमराची मेजवानी केलो; 

३ आणि लभाच्या मेजवानीस ज्यांस आमंत्रण दिलें होते 
_ त्यांस बोलावण्याकरितां त्यानें आपरे दास पाठविले, परतु 
ते येईनात. : ४ पुनः त्याने दुसरे दास. पाठंविछे; व त्यांस 

' म्हटळें कीं. आमंत्रितांस. असें सांगा; पाहा, मीं » जेवण 
तयार केलें आहे, आपले. बेल व पुष्ट प्रंशु-कापिळे आहेत, 

सवे सिद्ध आहे, लभाच्या 'मेजवानीस चळा. ५.तरी हॅ 

कांहीं. मनावर न घेतां ते कोणी आपल्या: शेताला, कोणी 

आपल्या व्यापाराला गेले; ६ आणि 'वरकडांनी! त्याच्य 

दासांस घरून गांजिलें. व जिवें मारिले. ७ तेव्हां -राजालां 

राग आला; आणि त्यानें आपलीं सैन्ये पाठवून त्या धात- 
क्यांचा नादा केला, व त्यांचें नगर जाळून टाकिले. ८ मग 

त्तो आपल्या दासांस म्हणाला, लमाची तयारी आहे खरी, 

परंतु आमंत्रित योग्य नव्हते, ९ म्हणून तुम्ही चवाठ्यांवर 

जाऊन जितके तुम्हांस आढळतोल तितक्यांस लाच्या 

मेजवानीस बोलावा. १० मग त्या दासांनीं रस्त्यांवर 

जाऊन बरेवाईट जितके त्यांस सिळाळे-त्या सर्वांस एकत्र 
केळे; आणि लग्नाच्या जेवणार्‍्यांची भरती झाली.. ११ 
राजा जेवणाऱ्यांना पाहवयास आंत. आला;:तेव्हा लमाचा. 


भ> ९१४१४२-२२९४२८ 


प्रोशाक. न घातळेला. असा : एंक 'मनुष्यफ्रर्‍याच्या “रष्टीत 
पंढला. १२ त्याठा तो म्हणाला, मित्रा, 'तुंउळकाचा पोदाळ, 
चातल्याबांचून येथे. का-आलास: ' त्माने. कांडी:रत्तर' केळे 
नाहीं. :१३ मगं राजानें. चाकरांसे सांबितळें, यजिऱ्हातीपर्ही 
बांधून -याला बाहेरीछ अंधारांत टाक्का;:तेथेव्रकृर्णे बजंक- 
खौर्णें चालेले, १४ बोल़ावलेले. बहुत: आहेत;:*फ्णःनिवढ- 
लेळे थोडके. आहेत. 
:: 7. : कर देण्याबिषयींचा परः... : 
१५--नंतर : परूट्यांनीं जाऊन. त्याला. 'बोलण्यामध्ये 
पाशांत कसें.पाडावें यासंबंधाने मसलत केलीं. : १६ त्यांनीं 
आपल्या 'क्षिष्यांस 'हेरोबांसह त्याजकडे पाठवून म्हटलें, 
गुरुजी, -आस्दांस- ठाऊक ' आहे. की आपण “खरे आहा, 
देवाचा मागे खरेपणांनें सांगता, व कोणाची. भीड  घरीतं 
नाहीं; कारण आपणं ' तोंडं पाहून बोलत नाहीं..१७ 
आपणाठा कसें वाटतें: हें आम्हांस सांगा, कैसराला 
कर देणें.हे योग्य आहे. किंवा नाहीं १.१८ येशू त्यांचें दुष्ट- 
पण ओळखून म्हणाला, अहो ढोंग्यांनो, मांझी. परीक्षा 
पाहतां. ४2 १९ कराचें नाणें मला दाखवा; तेव्हां त्यांनीं 
त्याच्याजजळ एक प्रावेलळी आणिंली. २० त्याने त्यांस 
म्हटलें, ह्या मुखवटा वहा लेख कोणांचा £ २१ ते म्हणाले, 
केसराचा; त्यानें त्यांस म्हटलें, तर मग कैसराचें ते केस- 
राला, आणि देवाचें तें देवाला भरून. द्या. २२ हे ऐकून 
त्यांना आश्वये वाटलें, व. ते त्याला सोहून गेले र 
- पुनरुत्यानाविषयींचा प्रश्न 
२३ त्याच दिवशीं, पुनस्त्थाने होत नाहीं, असें म्हण- 


| णाऱ्या सद्क्यांनीं त्याच्याकडे येऊन त्याला विचारिलें, २४ 
गुरुजी, मोशानें सांगितलें आहे कीं “ जर कोणीएक संतान 


नसतां मेला तर त्याच्या भावार्ने त्याच्या ल्रीबरोबर विवाह 
कॅरून आपल्या भावाचा वंश चालवावा. ' २५ आम्हांमध्यें 
सात भाऊ होते; त्यांतला पहिला लम कहून मेला आणि 
त्याला संतति नसल्यामुळें त्याची बायको त्यांच्या भावाची 
झाली. २६ याप्रमाणे दुसरा, तिसरा, असे सातहि जण 
लम- करून . सेले; २७ आणि सर्वामागून ती स्री. मेली. 
२८ तर पुनस्त्थानसमयीं ती त्या सात जणांतून कोणाची 
बायको होहेलळ £ कारण ती त्या सर्वाची झाली होती. 


1.13 


भ>.२२४२५-रेदेः१६ 


_ तुम्दांस॑ झालर व. देवाचें 
सामव्यें न:कळल्यामुळें तुम्ही श्रमांत॑ पडला आहां.” ३० 
कारण पुनरस्थानांते ते लम करून घेत नाहींत व: लम करून 
देवि. नाहींत; तर स्वर्गातील देवदतांप्रमाणे असतात. :३१ 


एकत्र जमछे;..२५ आणि त्यांतील एका शाकयानें त्याची 
पाहण्याकरितां क 


ह. 2 रझ ला 
"४१ परूश्ी एकत्र जमले असतां येशर्ने त्यांस वियारिठे : 
. ४२ ल्स्ताविषयी तुमददांस काय वाटतें ९ तो कोणाचा पुत्र 
आहे १ ते त्याला म्हणाळे, दानिदाचा. ४३ त्यानें त्मांस 
म्हटलें, तर मग, दाषिदारने आठ्याच्या प्रेरणेने त्याला प्रभु 
असें कसें म्हटळें १ तो म्हमतो. - 
४४ परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांगितलें, 
मी तुझ्य़ा शत्रूस तुझ्या पार्याखालीं धाठीपर्यंत तूं 
माझ्या उजवीकडे 
४५. दावीद जर त्याला प्रभु म्दणतो. तर तो.त्याचा पुत्र 
कसा होईल १.४६ तेव्हां कोणाला त्यास उत्तर देतां 


करतो 
..ई- १. सेव्हां येश्व, ठोकसंसुद्ययांस - बे.-आपल्या 


334 


वि उडालाय ताता जी (कअ र 





ही 


क्षिष्यांस म्हणाला, २ शाक्षी व पंरती' हे ' मोझाच्या 
आसनावर. बसले आहेत; २ यास्तव तें जें कांहीं 
कुम्दांस सांगतीलेःते अवघें आचरा व पाळा, परतु त्यांच्या 
करण्याप्रमाणें करूं नका; कारण ते सांगतात पण करीत 
नाहींत. ४ जड ऑणि वाहावयासं कठीण अशीं ओझी 
बांधून ते लोकांच्या खांद्यांवर देतात, परंतु तीं सारण्यास ते 
स्वत: बोटहि लावावयाचे नाहींत; ५ आणि आपलीं सर्वे कार्मे 
लोकांनीं पाहावी म्हणून ते तीं करितात, आपलीं मंत्रपत्रे रंद 
करितात, ब आपले गोंडे मोठे करितात; ६ जेवणावळींतील 
श्रेष्ठ स्थाने, सभास्थानांतील श्रेष्ठ आसने, ७ बाजारांत 
नमस्कार घेणें <व लोकांकडून गुरुजी. असें म्हणवून घेणें ही 
त्यांस.-आवडतात. ८ तुम्ही तर आपणांस गुरुजी असें 
म्हणवून घेऊं नका; कारण तुमचा गुरु एक आहे, व तुम्ही 


॥ | सवे भाऊभाऊ आहां. ९ ऐएप्बीवरील .कोणाता. बाप म्हणे 


नका, --कारण तुमचा पिता एक आहे, तो स्वर्गाय आहे. 


हिच्यासारखी | १* तर्सेच.. आपणांस स्वामी असें म्हणवून घेऊं. नका, 


झ तुमचा स्वामी एक, तो लिस्त आहे. ११ तुम्हा- 


ता याती य जे मोळ तयात तज खोक लावे. (२ नो कोळे 
. | आपणाला उंच करील तो नीच. केल जाईल, आणि जो 


कोणी आपणाला नीच करील तो उंच केळा जाईल. 

१३ अहो. शाखचयांनो व परट्यांनो, अहो ढोंग्यांनो, 
तुम्हांस धिक्कार असो ! कारण लोकांनीं आंत जाऊं नये 
आत. नाहीं व आंत जाणार्‍यांसंहि जाऊं देत नाहीं. [ १४. 
अहो... झाऊबांनो व परूट््यांनो, अहो ढोंग्यांनो, ताहांस 
घिक्तार असो ! कारण तुम्ही विघवांचीं घरें खाऊन टाकितां 
व ढोंगानें लांब ररंब प्रार्थना करितां, यामुळें तुम्दी अधिक दंड 
पावाल. ] १५ अहो झाळ्यांनो व पशद्यांनो, अहो ढोंग्यांनो, . 
तुम्हांस घिकार असो ! कारण तुम्ही एक क्षिष्य मिळवावया- 
साठीं.समुद्र व॑ भूमि पायाखाली घालितां आणि तो मिळाला' 
म्हणजे तुम्ही त्वयाछा आपणांहून दुप्पट असा नरकपुत्र 
करितां. 

- १६ अहो अंघळ्या वाटाथ्यांनो, तुम्हांस घिक्कर असो 
कारण तुम्ही म्हणतां, कोणीं मंदिराची झपथ घेतली तर 
त्यांत काढी : नाहीं; परंतु कोणीं मंदिराच्या सोन्याची शपथ 


शर्ट 


अ २९:१६ -रेछाड 













त किक ते; मंदिर... ८5 छुम्ही : म्हणतां, कोणी: |. आपल्या वडिलांचें-भाप भरा: ३३. अहो सापानो)सबोचिकी 
वेवीनीाव्ओतली तर त्यांत:कॉहॉरनाही;::परंढु: कोणीं*|. विलांनो,'नरकदंड कस-चुकवाल ?. २ पाहो, >मी हीर 
तिग्रहकिह-अप्रेणांची दापथ घेतलीःतर' तो 'क्रणी': आहे | कडे संदे, जानीःब्ॉरशात्री यार पेठवितो तु सोतिर्क 
कु: मिले अंधळ्यांनो, मोठें कोगरते;-अर्पण-किंवा अर्पण |. कित्यिकांसर जिवे* भाराल व वधस्तंभावर - सिळोलं आरि 
पवित्रे करण़हेबेदी :£ . २० यास्तव 'ओ कोणी “ वेदीर्चीः| कित्येकांसं आपल्या संभास्थानांमध्ये फटके मारलं; बं गेम 
डॉप्रचः घेळ्े*वो तिची व तिच्यावर जें कांही आहे त्याची |: रेमगरी त्यांचा पाठलाग: कराल; ३५ यासाठीं 'की शामक 
नक्षज! घेतो; २१ आणि जो मंदिराचीःशपश्न घेंतोःतो त्याची) हांबेळ यंच्या रकापासून, वेदी व पवित्रेस्थाने थॉर्थ्मॉमध्ये 


अं त्यांत राहणाऱ्याची शपथ घेतो; २.२ आणि जोःस्वगाचीः 
शपथ घेतो. तो देवाच्या राजासनाची- व. त्यावर. बंसणा- 
ऱ्थाची शपथ घेतो. ल ओज शि 85 

२२ अहो. झाळ्यांमो वः परूद्यांनो, “अहो: ढोंग्यांनो 


तुम्हांस थिकार असो ! कारण पुदिना; दोपःचेःजिरे यांचा | 


दशांश तुम्दी. देता,> आणि नियमराक्रॉतींछ सुख्य गोष्टी, 
म्हणजे न्याय; दया व पिश्वास ह्या तुम्हीं सोडिल्या आहेत; 


ज्याला 'तुम्ही जिवे मारिळें तोः बरख्याचॉ; पुत्र 'जख्या 
याच्या 'र'क्तापर्यंत, जे स्य धार्मिक लोकांचें सक पृथ्वीवर 
पॉडण्यांत आलें तें तुम्हवांवरः यावें. ३६ मी वुंम्हांस खंचीत 


सांगतो, हें सवे या पिढीवर येईल. 


यरुशलेमा्या भवितंब्याबाबत येशूने 
“4. शढलेले दुःखोद्वार 
१७ येरालेमा;' यस्दोलिमा,  संदे्यांचा घात करणाऱ्या, 


ह्या करावयाच्या होत्या, -तरी त्या शोडाबंबाला  पाहिजें !:त तुजकडे पाठविलेल्यांस दगडमार करणाऱ्या ! जशी कोंबडी 
होत्या असें नाहीं: २४"अहो. अंधध्यॉ वाटॉब्यांनो, तुम्ही | झफ्खीं पिे- पंखखाली ऐकवटंते त्या प्रकारें तुझ्या मुलां- 


मुरकूट गाळून: काढितां व: उंट यिळून टाकितां. 


- २५ अहो शाळ्यांनो व परूड्यांनो;अहो ढोंग्यांनो, तुम्हीं 


धिक्कार असो !' तुम्ही 'ताटवाटी बाहेरून साफ करितां, पेण 
तीं आंतून जुळूम व असंयम यांनीं भरलीं आहेत. २६ अरे 
अंधळ्या परूट्या, पहिल्याने वाटी आंतून सॉफ कर, म्हंगजें 
ती. बाहेरूनहि साफ होईल 

२७ अहो, शाळ्यांनो व परूऱ्यांनो, अहो ढोंग्यांनो 
तुम्हांस धिक्कार असो ! कारण तुम्ही चुना लावलेल्या 
कबरांसारिखे. आद्दा, त्या बाहेरून सुंदर दिसतात, परंतु 
आंत मेलेर्ल्यांच्या हाडांनीं व सर्व प्रकारच्या मळानें भर- 
लेल्या आहेत; २८ तसें तुम्ही बाहेरून लोकांस. धार्मिक 
दिसतां, परंतु आंत ढोंगानें व अधर्मानें भरलेठे. आहां. 

२९ अहो शाळ्यांनो व परूट्य़ांनो, अहो ढोंग्यांनों 
तुम्डांस  घिकार : असो ! कारण तुमही :संदेष्टयांच्या कबरा 
चांधितां व' धार्मिक लोकांचॉ थडी रॉंगारितां; -२० आणिं 
म्हणतां, -आम्ही आपल्या वडिलांच्या दिवसांत असतों तर 


बॉळांना एकवटाबयांची . कितीदा भाझी इच्छा होती, पणे 
; तुमची इच्छा नव्हती ! ३४-पोहा, “तुमचे घर तुम्हांठाच 
ओसाड . सोडिळे आहे.” २९ मी तुम्हांस सांगतो. की 
आतापासून ' प्रेभूच्या नांमाने येणारा तो धन्यवादित,” असें 
म्हणाल तोंपर्यंत मी तुमच्या रृटटींस पडणारच नाहीं 
मंदिराची घूळघाण व युगांची समाति 
: यांविषयींचे येशूचे भविष्य 
१ मग येशू मंदिरांतून बाहेर निघून चालला 
१९७ असतां त्याचे शिष्य 'त्याला मंदिराच्या इमारती 
: _ दाखवावयास जवळ आले. २ तेव्हां येह त्यांस 
म्हणाला, हें सवे. तुंग्डी पाहतां ना १ मी तुम्हांस खचीत 


: |. सांगतो, पाडला जाणार नाहीं असा दगडावर दगड येथें 


राहणार नाही. रि 

३ तों जैतूनांच्या डोंगरावंर बसला असंतां रिंध्य त्या- 
कडे 'एकंटे येऊन म्हणाले, या गोष्टी केव्हां होतील आणि 
आपल्या येण्याचें व या युगाच्या समाप्ती-चें चिन्ह कोय, 


संदेष्ट्यांचा रकपात-कंदृष्यांत त्यांचे भागीदार झालों नसतो. । हें आम्हास सांगा. . ४ येथे त्यांस उत्तर दिलें, तुम्हास 
२९ 


म० देठःक-४१. 





कोणीं. फसुवू-नये म्हणून जपा. ५ कारण चुष्कळ जण माइया 
नामार्ने येऊन मी लरिस्त आहे असें म्हणतील वे: बहुतांस 
कतनितील. ६ तुम्ही «ढायांविषयीं ऐकाल वः लढायांच्या. 
आविस ऐकाल, तेव्हां संमाळा; घाब&े नका, करण: असें 
. होणें अवश्य आहे; परंरु तेवढ्यांत: शेवट :होत नाही. :७ 
कारण “ सट्रावर राष्ट्र १: राज्यावर: राज्य उठेल?” आणि. 
जायेजागी: दुष्काळ ब. भूमिकंप- होतील; <- पण सवे. वेद- 


ठे तुद्धांथ घरून-देतील व तुम्हांस जिवें मारितील; आणि 
माश्या -नाकासुळें-सर्व राष्ट्रे. तुमच द्वेष करितील. १० त्यार 
वेळी. “बहुत; अडखळतीलं” व एंकमेक्कांस घरून: देतील, वः 
एकमेकांचा: ह्वेंष करितील; ::११--पुष्कळंसे खोटे संदे. 
होतील व बहुतांस फसवितीलं; 3२ आणि अधम वाढेल्यार 
मुळें पुष्कळांची श्रीति थंडावेल; १३ परतु. दोवठपर्यंत जो 
टिकेल तोच तरेल. ..१४ सवे राष्ट्रास स्क्ष व्हावी म्हणून 
लत ही. खवाता. सवे- जगांत. गाजवितील; तेव्हां शेवट 


पाहाल,- ( वाचगाऱ्यानें दे. घ्य़ानांत आणावें,.).१६ तेव्हां 
जे यहूदीयांत असतील त्यांनीं डोंगरांकडे पळून जावें; १७ 
जो धाब्यावर असेल त्यानें आपल्या घरांतील कांडी बाहेर 
कोढण्याकरितां खालीं उतरू नये; १८ आणि जो छ्षेतांत 
असेल त्यानें आपलें, वक्ष नेण्याकरिता माधारें येऊं नये. 
१९ त्या दिवसांत गरोदर व स्तन पाजणाऱ्या तरिया अस- 
तीक त्यांचें. दुःख फारच होणार ! ९० . तुमचें पलायन 
हिंवाळ्यांत किंवा शब्बाथ दिवशीं हो * नये म्हणून प्रार्थना 
करा. २१ कारण “ जगाच्या प्रारंभापासून भाजपर्यंत आळे 
नाहीं व येणारहि नाहीं, असें मोठें संकट त्या काळीं 
येईल; २२ आणि ते दिवस थोडे केळे नसते तर कोणाहि. 
मनुष्याचा निभाव ठागळा नसता; म्हणून निवडलेल्यांसाठीं 
ते थोडे केळे जातील. २३ त्या वेळेस कोणी तुम्दांस म्हणेल, 
पाहा, शिस्त येथें आहे डिंवा तेथे आहे, ततर खरें मानू 
नका. २४ कारण खोटे लिस्त व खोटे संदेटे) होतीळ व 
अश्ची मोठीं “चिन्हे. द अद्भतें दाखवितील * कीं साघेड तर 


३ 


'निधून पश्चिमेपर्यंत 
:होईलं.“२८ जेथें!प्रेत असेल तेथें गीं जमतींळ: * :' 
नांचाहा प्रारंभ होय. ९ तेव्हां तुमचे' हाल करण्याकरितां. | 


निवडळेल्यांस देखील फंसवितील: २५ पाहा, मी हे अगो- 


द्रच तुम्हांस सांगून. ठेविलें आहे. २६: यास्तव..कोणी 
तुम्हांस म्हणतील, 'पाहा; !तो अरण्यांत आहे,तर तिकडे 
जाऊं. नका; तुम्हांस म्हणतील, : पाझं तो आंतल्या खोल्यांत 
आहि; तर खरें मानूं नका? ३७ कारण जश्षी वीज पूर्वेकहून 
चमकले तसें मनुष्याच्या पुन्नाचें येणें 


“. २२ त्यां दिकसांतील-संकटामागून लागठेच "सूर्य 
अंधक्रारमय. होईल; चंद्र जकाह देणार नाहीं, तारे आका-ः 
शांतून पतन -पावतील,. वःओाकाशाचीं बळें डळमळतील. ! ' 


:३० तेव्हांःमनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह आकाशांत दिसेल; 
-मग्र “ पृथ्वीवरल्या सर्व जातींचे लोक शोक करितील; ते 


मनुष्यांच्या पुत्राला आकाशाच्या मेथांवर आरूढ होऊन? 
पराक्रमाने वःमोठ्या वैभवासें “येतांना” पाहतील. .३१ * कर- 


ण्याच्या महानांद्राबरोबर” तो आपल्या दृतांस. पाठवील, 

आणि “ ते आकाशाच्या एका सीमेपासून दुसर्‍या सीमेपर्यंत? 
१|.त्याच्या निवडळेल्यांस “ चाऱ्ही दिशांकडूंन जमा करितील. 
१७ च़्नीएळ. संदेष्टयांच्या क्ारे;सांगितठेला.“ ओसा- 

डीचा अमंगळ पदार्थ, पवित्रस्थयानांत' उभा. असळेला तुम्ही | 


जागृतीची आवदयकता 


३२ अंजिराच्या झाडावरून दाखला घ्या; त्याची डहाळी 


कोमल . होऊन पार्ने फुट लागलीं म्हणजे उन्हाळा जवळ 


आला ,असें. तुम्ही समजतां; ३३ तसेंच या सवं गोष्टी 
पाहाल तेव्हां तो जवळ दारांनजीक आहे, असें समजा. 
३४ मी तुम्हांस खचीत सांगतों, हें सर्व पूर्ण होईपर्यंत ही. 


पिढी नाहींशी होणार नाही. २५ आकाश व पृथ्वी दी. 


नाहींतशीं होतीठ, परंतु. माझीं वचने नाहींतशीं होणारच 
नाहींत.. ३६ त्या द्वसाविषयीं व त्या घटकेविषयीं कोणाला 
ठाऊक नाहीं, स्वर्गातील दिव्यदूतांस नाहीं, पुत्रालाहि नाही; 
पित्याला मात्र ठाऊक आहे. ३७ नोहाच्या दिवसांतल्या- 
प्रमाणें मनुष्याच्या पुत्राचें येणें. होईल. ३८ तेव्हां जसें 
जलग्रल्याच्या पूर्वीच्या दिवसांत 'नोहा नौकेत जाईपर्यंत* 
लोक खातपीत होते, लभ करून घेत होते, लभ करून देत 
होते, ३९ आशि जलप्रलय येऊन सर्वीस वाहवून नेईपर्यंत 
त्यांस समजलें नाहीं; तसेंच मनुष्याच्या : पुत्राचे येणें 
होईल; ४० त्या वेळेस शेतांत असलेल्या दोघांतून एक 
घेतल. जाईल, व॒एक ठेविला जाडेल; ४१ जात्यावर 


मंत्तय 


अ०> २४५४१-२०१५२३ 





दळीते बसलेल्या : दोधींतून एक घेतली जाईल व. एक 
ठेविली जाईल, ४२ अस्तव जागत राहा; कारण कोणत्या 
दिवशीं तुमचा प्रभु येईल हें तुम्हांस ठाऊक नाहीं. ४३ 
कागखी हें.:समजा. कीं अमुक प्रहरी चोर येईल हें घधर- 


धन्याला कळलें असतें तर तो जागा राहिला असता, आणि. 
त्याने आप्रेंघर फोड दिलें नसतें. ४४ यास्तव तुम्हीहि सिद्ध 


म्हा, : कारग॑ तुउद्दांस वाटत. नाहीं अशा घटकेस मनुष्याचा 
अुत्र येल. 
:- विश्वासू व दृष्ट दास यांचाःशृष्टांत 

४५ आपल्या परिवाराला येथाकाळीं खावयालां देण्यास 


'झ्यालां धन्याने त्याजवर नेमिळें असो विश्वासू व बुद्धिमान | 
'द्वास. कोण १. ४६ धंनी: येईल“तेव्हा जो. दास: तर्से 


करतांना त्याच्या दर्टीस पडेल, तों घन्यं. ४७ मी तुम्हांस 
खचीतं सांगतो कीं त्यालांःतो. आपल्या सवेस्वावर नेमील; 
डर. परंतु आपला घनी येण्यास . बिलंब लागेल असें 
आपल्या मनांत . म्हणून एकादा दुष्ट दास ४९ आपल्या 
सोबतींच्या दासांस मारूं लागेल. व शिंगलेल्यांबरोबर 
खाईलपिडल, ५० तर तो वाट पाहत नाही अशा दिवशीं 
ब त्याला माहीत नाहीं अश्शा. धटकेस त्या दासांचा धनी 
येऊन, ५१ त्याला कापून काढील 'व॑ ढोंग्यांना द्यावयाचा 
वांटा त्याच्या पदरीं बांधील; तेथें. .रडणें. व. दांतखाणें 
चालेल. 


9 _ दहा कुमारींचा द्टांत 

१ तेव्हां स्वर्गाचे राज्य दहा कुमारींसारखें 

२१९९ होईल; त्या आपले दिवे. घेऊन वराला सामोऱ्या 
जाण्यास निघाल्या. २ त्यांत पांच मूख होत्या व 

यांच शहाण्या. होत्या. ३ मूखे. कुमारींनी आपले दिवे घेतले 
पण आपणांबरोबर' तेल घेतलें नाहीं; ४ शह्मण्यांनीं आपले 
'दिवे घेतले व भांड्यांत तेलहि घेतलें. .५ मग वराला विलंब 
लागल्यामुळें सर्वांस डुलक्या आल्या व झोप लागली. ६ 


तेव्हां मध्यरात्री अश्ी हाक झाली कीं पाहा, वर आला. 
आहे, त्याला सामोऱ्या चला. ७ मग त्या सर्व कुमारी उठून 


आपले दिवे नीट ककूं लागल्या; ८ तेव्हां मूर्खांनीं दाहा- 


:..ए्यांस म्हटलें, तुम्ही आम्हांस आपल्या तेलांतून कांहीं द्या, 


कारण आमंचे दिवे-जाळऊं लागळे आहेत; ५ पण शहाण्यांनी 


३१ 


उत्तर दिलें की कदाचित्‌ आ डॉस व तुम्हांस पुरणार नाहीं. 
तुम्ही विकणार्‍यांच्या येथें जाऊन. आपणांकरितां विकत 
"ध्यावे, हें बरें. १० त्या विकत घ्यावयास गेल्या इतक्यांत 


बर. आला; तेव्हां ज्या सिद्ध होत्या त्या त्याच्याबरोबर 


वलास आंत गेल्या, आणि दार बंद झालें. ११ नंतर त्या 
दुसॅऱ्याहिं. कुमारी येऊन म्हणाल्या, प्रमुजी, प्रभुजी, 
'आम्हांला दार उघडा. १२ त्यानें उत्तर दिटें, मी तुम्हांस 


।। खंचीत सांगतों, मी तुम्हांस ओळखीत नाहीं. १३ यास्तव 


'तुम्ही' आर्त राहा, कारण तुम्हांस तो दिवस किंवा ती 
धटका ठाऊक नाहीं 

“४: >. ' झंपयांचा र्टांत र 

%४ कारण ज्याप्रमाणें परदेशी जाणाऱ्या एका मनुष्यानें 
आपल्या दासांसः . बोलावून त्यांस आपली मालमत्ता 
सोपुन दिली, त्याप्रमाणे हे आहे. १५ एकाला त्याने पांच 
हजार रुपये, एकाला दोन हजार व एकाला. ऐक 
हंजार अंसे-ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें दिले, ऑंणि 
तो. प्रवासास गेल. . १६ ज्याला पांच हजार मिळाले 
होते त्याने लागळेंच जाऊन त्यांवर व्यापार केला व 
आणखी पांच हजार मिळंविले. १७ तसेंच ज्याला दोन 
हजार मिळाले होते. त्यानेहि आणखी हजार मिळविले: 
१८ परंतु ज्यांला एक हजार मिळाळे होते त्याने. जाऊन 


भूमि खणिली, व तींत आपल्या धन्याचा पैका खपविलो. 
॥ १९ मग बहुत काळानंतर त्या दासांचा धॅनी आला, 


त्यांचा हिशेब घेऊं लागला. २० तेव्हां ज्याला पांच हजार 
मिंळाळे होते तो आणखी पांच हजार आणून म्हणाला, 
महाराज, आपण मला पांच हजार रुपये सोपून' दिळे होते, 
पाहा, त्यांवर मीं आणखी पांच हजार मिळविळे आहेत. 
२१ त्याला त्याच्या धन्यानें म्हटलें: शाबास, भल्या व 
विश्वीसू दासा, तं: थोडक्याविषयी विश्वासू झालास, मी तुझी 
पुष्कळांबंर नेमणूक करीन; आपल्या धन्याचे सुखः मोगाव- 
गास ये. २२: नंतर ज्याला दोन हजार मिळाले होते तोहि 
येऊन म्हणाला, 'महाराज, आपण मला दोन हजार रुपये 
सोपून दिळे होते; पाहा, त्यांवर मीं आणखीं दोन. हजार 
मिळविळे आहेत.. २३. त्याला त्याच्या धघन्याने म्हटलें, 
शाबास, मल्या:ब विश्वासू दासा, तूं थोडक्यांबिषयी विश्वासू 


श० २५:५२३०२६:५ 





झालास;. मी तुझी पुष्कळावर नेमंगूक : करीन; आपल्या 


धन्याचे सुख भोगावयास ये. २४ मग ज्याला एक हजार 
मिळाले होते. तोहि येऊन म्हणाला, महाराज, आपण कठोर 
मनुष्य आहां; जेथें आपण पेरिलें नाहीं तेथें. कापणी करितां; 


च जेथें प्सरिळें नाहीं -तेथून जमा “करितां, . असें: मला . 


आपणाविषयीं. कळलें; .:२५ महणून मीं मिऊन .:आपले 
इजार रुपये भूमींत-लपकूनं ठेविले होते; पाहा: ठे . तुमचे 
तुम्हांस : मिळाठे- आहेत. . २६ . तेव्हां- त्याच्या न्यान 
त्यात अत्तः- दिलें, अरे:दुष्ट व. आळशी दासा, जेथें: 

. पेरिलें नाहीं तेथें कापितो, व पसरिलें: मही तेथून गोळा 
- करितों, हें तुला ठाऊक-होत्ते;:.२७. तर माझें देव्य सावकारां 


कडे.ठेवावयावें.. असतें, ' म्हणजे मी. आल्यावर मोझे; मला ; 
सव्याज मिळालें. असतें. २८. यास्तव:; हे.-इजार- सपये. 
याजपालुन ध्याःआणि ज्याच्याजवळ दहा: हजार आहेत. 


त्याला: "ज्ञा: २९० कारण: ज्याच्याजवळ आहे. त्याला 


बिळे जाहेळ क त्याला विपुल होईल; :आणि-ज्काच्याजवळ 


भाहींःत्याच्याजवळ-जें असेल ते देखील-त्याजपासून: घेतलें 
जाईल; २०. आणि छा निरुपयोगी दासाला «बाहेरील 


अंधारांत;टाका;तेग्रें रडणे. व दांतखार्णे चाठेळ:. :....:: : 


- ० ०४० न्यायाचादिवस  - :: 
३१;लेव्हां :सुचुष्याचा पुत्र आपल्या ब्रैमवास “येईल, 


च.त्याननरोबर सने देवदूत !-येतील, 'तेव्हाःतो आपल्या 
वैभत्ी :डाजासह्ञावर बसेल; :३२-त्यांजपुढें सर्व, राष्ट्रें जम- 
विठीं जयतीळ;.. :आणि असें. मेंडपाळ, शेस्येफासून-. मेंढरे 


वेगळी करितो. तसें .तो.त्यांस:एकमेकांप्रातून वेगळें कसर 


३३ मेंढरांस. तो आपल्या उजवीकडे: ठेवील व ज्ञेरडांस । : -:- 
डावीकडे:ठेवील: ३४ तेव्हा. राजा “झापल्या उजवीकड-. |... : 
ल्यांस म्हणेल; अहो माझ्या पित्याचे आशीर्षादितहो या; जे. 


सज्य जयाच्या: स्थापनेपासून तुम्हांकरिता सिद्ध: केलें ते 
ब्रतन-कळुन. घ्या; ३५ कारण मी? सुकेला होतो उतेव्हां 
'कुंन्ही मळा ऑबावयोस दिलें; तान्हेला*होतों लेव्हां मळा प्याब- 


यास दिलें; परका होतों. तेव्हा .मला:घरांत: घेतले; -३६ 


उघडा होतों तेव्हा मला वस्त्र दिलें; :आजारी :होसी तेव्हा 


माझा. समाचार घेतला; बंदिदाळेंत' होतों तेव्हा * तुम्ही 
यजकडे आलां: ३७ त्या तेळेस झरर्मिक लोक त्याला ठक्तर . 





देतीळ की, प्रभुजी, आंम्हीभापणाला . केव्हां भुकेलें पाडून 


खावयास 'दिळें १ केव्हा 'तान्हेळें पाहून प्यावयास दिलें £ 


3३८ आपणाला परकें पाहून केव्हां घरांत घेतलें १ उघडे 
पाहून केव्हां वस्त दिलें. १.२९ आणि आपगाला आजारी 
अथवा बंदिझ्माळेंत पाहून केव्हा आपणाकडे-आम्ही आलों ? 
४० तेव्हां राजा त्यांस उत्तर देंईेळ, मी तुम्हांस खचीत 
सांग्रतों.कीं ज्या अथी तुम्हीं या माझ्य़ा अति-कनिष्ठ बेधू- 
तील एकाला केलें त्या अर्थी तें मलाच केलें आहे. ४१. 
मग डावीकडल्यांसहि तो: म्हणेल, वा वी. शापम्रस्तही, सैतान 
व त्याचे वूत- यांसाठी जो सावकाळिक.अमि .सिद्ध केला आहे. 
त्यांत... माझ्यापुह्ून: जा-: £३: काहूम. मी केला. होतों 
तेव्हा! तुम्ही-मला.खाकय़ास दिलें. नांही; तान्हे होतों 
'वेन्हया मळा .प्य़ावयाल-दिळें नाहीं; ४३ परका. होतोर तेव्हां 
-मला..घसंत-घेतळें नाहीं;उघंडा. होतों तेव्हां. मला. .वर 
दिलें. नाहीं; आजारी व. बंदिझाळेंत . होतों. तेव्हां माझा 
समाार घेतल्या नाहीं. ४४. त्या वेळेस. हेहि-त्याला उत्तर 
देतील,'प्रभुजी, आम्ही केव्हां आपणाला भुकेटें, तान्हेलें, 
परके, उघडे, आजारी किंवा बंदिशाळेंत . पाहून "आपली 
'सेवा केली. नाहीं ? ४५ तेव्हां तो' त्यांस उत्तर देईल, . मी 


। तुम्हांस खचीत सांगतों, तुम्हीं ज्या अर्थी या अति 


केनिष्ठांतील: एकालाहि-केलें नाहीं. त्या अर्थी ते: मला केलें 
नाहीं. ४६ “ ते तर सावक्ालिक ? दंड भोगावयास जातील; 
आणि धार्मिक लोक: “ सावेकालिक जीवन भोगावयास 


येशूला ठार मारण्याचा कट 


: < मग असे झालें कीं येशर्तेः ही सवे. वचनें 
रद समात्त. केल्यावेर आपल्या : किष्ष्यांस म्हटळछे, १ 

तुम्हांस ठाऊक आहे कीं दोन दिवसांनीं वल्हांडण 
सण आहे, आणि मनुष्याच्या पुत्राला वधस्तंभावर खिळवि- 
ज्याकरितां धरून देतीले: ,३. तेव्हां कयफा नामक प्रमुख 
र्‍याजकाच्या वोड्यांत मुख्य -याजक व लोकांचे वडील जन 
जमले; ४ आणि येशूला कपटानें घरून जिवे मारावे अक्षी 
त्यांनी. मसलत केली; ५ परंतु लोकांमध्यें .गडवड होऊं नये 
फ्हणून हें सणांत नंको, भरससें त्यानीं म्हटलें, - ” 





। _ करण्यांत आठेला तेलाम्यंग | 


तेव्हा. येश्: बेथानींत . कुष्ठरोगी. श्रिमोन- याच्या घरीं 
असता, '»५-कोणीएक खी बहुमोल सुगंधी तेलाची अला- 
:झल्. कपी घेऊन त्याजकडे आली, .आणि तो. भोजनास 
असला.असरतां तिनें त्याच्या मस्तकावर ती..ओवतिली. < हें 
प्राहून तहाने शिष्य रागावून म्हणाले, हा नाश कशाला केला 
९ हें. सुधी :तेळ विकून पुष्कळ पैसे. आले असते व ते 
गरिबांस देतां. आले असते. १० येझूनें हें पाहून त्यांस 
म्दटळें, या जरीला कां त्रास देतां £ इनें तर माझ्यासाठी 
चांगळें कृत्य केळे. ११ गरीब नेहमीं तुम्हांजवळ आहेत. 
प्ररेतु मी तुम्दांजवळ नेहमीं आहें. असें नाही, १२ इनें 
खुगंधी ते माझ्या शरीरावर ओतिलें हें माझ्या उत्तर 
कार्यासाठी केलें. १३ मी तुम्दांस खचीत सांगतों, :सर्व 
जगांत जेथें जेर्थे ही खुवा्ता गराजवितील. तेथें इनें जें केळे 
आहे तेहि इच्या स्मरणार्थ सांगतील. 
: १४ तेव्हां यहूदा इस्कर्यौत नांवाच्या बारांतील एकानें 
मुख्य याजकांकडे जाऊन म्हटलें, १५ मीं त्याला धरून 
- तुमच्या स्वाधीन केलें तर मला काय़ द्याल १ ' त्यांनीं त्याला 


अ० ९६८६-३७ 


तो १ २३ त्यानें उत्तर दिळें.की : ज्यानें मजबरोबर 'ताटांत 
हात घातला तोच मला धरून. देहेळ, २४ मनुष्याच्या पुत्रा- 
विषयीं जसें लिहिळें आहे तसा तोजातो खरा; परंतु.जो 
मनुष्याच्या पुत्राला धरून देतो त्या मनुष्याला धिकार भसो! 
तो मनुष्य जन्मला नसता तर तें त्याला बरें होतें. २५ 
तेव्हां त्याला घरून देणारा यहूदा यानें विचारिळें, गुरुजी, 
मी आहें काय तो! तो त्याला म्हणाला, तू. म्हटलेंस तसेंच. 
२६ मगर ते भोजन करीत असतां येथ्चनें. भाकर घेऊन 
६ आक्षीवीद देऊन ती मोडिली; आणि शिष्यांस देऊन. 
म्हटलें, घ्या, खा, हें माझें हरीर आहे; २७ आणि त्यानें 
प्याला घेतला व ईैशोपकारस्मरण करून तो त्यांस दिला, ब 
म्हटळें, तुम्दी सर्वे यांतील प्या. २८ हें माझे [ नव्या ] 
कराराचें रक्त ' आहे; हें पापांची क्षमा होण्यासाठीं 
बहुतांकरितां ओतिळें जात आहे. . २९ मी तुम्हांस सांगतों 
कीं मी आपल्या पित्याच्या राज्यांत तुम्हांबरोबर नवा पिटै- 
पर्यंत एभून पुढें द्राक्षीचा हा उपज पिणारच नाहीं. : . 
शिष्य. आपल्याला सोडून जातील :याबाबत 


गीत ळून जैतूनांच्या डोंगरावर निघून 


. तीस. रुपये 'तोळन. दिले. , १६ तेव्हांपासून तो त्याला | गेळे. 


भरून देण्याची संधि पाहूं लागळा. 

'१७. नंतर बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशीं 
येशकडे दिष्य येऊन म्हणाळे, आपणाकरितां वल्हांडणाच्या 
भोजन्पची तयारी आम्हीं कोठें करावी म्हणून आपली इच्छा 
आहे ? १८ त्यानें म्हटलें, नगरांत अमुक एका इसमाकडे 
जाऊन त्याला सांगा कीं गुरु म्हणतो, माझी वेळ जवळ 
आली आहे, मी आपल्या दिष्यांसहित तुझ्या येथें वल्हां- 
डण सण करितों. १९ मग येशर्ने सांगितल्याम्रमाणें शिष्यांनी 
जाऊन वल्हांडणाची तयारी केली. | 

२०. संध्याकाळ झाल्यावर तो बारा शिष्यांसहित भोज- 
नास बसला; २१ आणि ते भोजन करीत असतां त्यानें 
म्हटलें, मी तुम्हांस खचीत सांगतों, तुम्हांतील एक जण 


मला धरून देईल. २२ तेव्हां ते फार खिन्न झाळे आणि 
प्रत्येक जण त्याळा विचारू लागला,  प्रमुजी, मी. आईें काय़ : 





३१ तेव्हा येश्व, त्यास म्हणाला, लुम्ही सवे याच रारी 
मजविषयीं अडखळाल; कारण असें लिहिलें आहे कीं * मी 
मेंढपाळाला मारीन, आणि कळपांतल्या मेंढरांची दाणादाण 
होडेल; ' ३२. परंतु -उठल्यावर भी तुमच्यापूर्वी गाली- 
लांत जाईन. ३३ पेत्रानें त्याला उत्तर दिलें की तुज- 
विषयीं सवे अडखळले तरी मी कधींहि. अडखळणार 
नाहीं. ३४ येशूने त्याला म्हटळें, मी तुला खचीत सांद्यतों 
की याच रात्रीं कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू तीन वेळां मळा 
नाकारझील. ३५. पेत्र त्याला म्हणाला, तुजबरोबर मला 
मरावें लागळें तरी मी तुला नाकारणार नाहींच; सर्वे 
शिष्यांनींहि तक्षेंच म्हटलें, . 

.. भेथदोमाने बागेत येशू 

३६ नंतर येद्य त्यांजबरोबर -गोथशेमाने या नांवाच्या 
ठिकाणी आला; “आणि: कषिष्यांस म्हणाला, मी. थोड पुढें 
जाळत प्रार्थना करीपर्यंत. येथें बसा. ३७ मग त्यानें.प्रे्र व 


शे ग्रे 


अ २६३७-६४ | 'मत्तय 


अब्दीचे दोघिःपुत्र यांस. बरोबर घेतें; आनि ती खिन्न व 
अति करष्टी,होळं लामला:_ ३८ तेव्हां त्यानें. त्यांस म्हटलें. 
माद्या जीव ! मरणप्राय, अति वित: झाला आहें 
तुम्ही येथें राहा व माझ्याबरोबर जागत असा. ३९:मंग 
तो काहीसे पुढें जाऊन पालथा पडा, आणि त्यार्ने अंशी 
प्रार्थना केली: हे मोझ्या बापा. न 
वरून टकून जावो; तथापि माझ्या इच्छेप्रमाणे नेको तर 
सुझ्या इच्छेप्रमार्ण होवो:: ४० मंग तो दिष्यांकडे आला, . 
*आंगि ते. झोपी गेळे आहेत असें पाहून पेत्राला महणाला, 
काय 7 घटकाभरहि माझ्याबरोबर तुमच्यॉर्ने जांगवत 
नादी. १ २१ 'तुम्ही परीक्षेत पढे मये म्हणून जाग्रत रांहा 
य.आर्थना करा; आत्मा उत्सुक आहे खरां, : तरी देह 
अशक्तःआहे. -४२ आणखी त्याने दुसऱ्यांदा जाऊन अक्षी 
श्रार्थना केली: 'हे माझ्या यापा, हे प्याल्याबांचून टेकून | 

ऑतं मसले. तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. ४ रे मंग: त्याने. मुख्य याजकापुढे येश्ची चौकशी ' 
पुनः येऊन ते झोपी गेळे आहेत असें पाहिलें; कारेग त्यांचे | ५७ मग येथला घरणाऱयांनीं त्याला प्रमुख याजक 
डोळे; जव :झोळे होते.:-४४- नेतरू त्यांस "सोडून. पुनः | कमंफा आच्या धरी शास्री वे वडीलं जमले होते तेथें 
जाऊन त्याने तिसऱयॉदी':तेच डैन्द म्हणून प्रार्थना केठी; । नें: ७८ पेत्रे तर प्रमुख याजकाच्या वांष्यापर्यंत दुरून 
४३५ आणि तो आपल्या.दिष्यांकडे -येऊम त्यांस. म्हाला, । त्याच्या. मोगेंमागे चालतं गेला, व" आंत जाऊंन त्यांची 
आता झोप व विसावा ध्या; पाहा, घटका जवळ आी , शेवट काय होती हे. पाहावयास कामदारांमध्यें बसला. 
आहे, आणि मलुष्याचा पुत्र पापी लोकांच्या हाती धरून । ५९ मुख्य याजक व संपूर्ण न्यायसभा यांनी येशला 
दिल्या नावे.आहे. ४६ उठा, आपण जाऊं; पाहा जिवें मारावें ह्या हेतूने त्याजविर्द॑खोटी साक्ष मिळावी 
घरून देणारा जवळ आला आहे. म्हणून : शोध. केला; ६० आणि बहुत खोटे साक्षी आळे 
र ब्रेशळा अटक करण्यांत-येते: ।::€ | असतांहि ती त्यांस मिळाली नाही... तरी शेवटी दोघें जण 
“४७ तो बोलत आहे. इतक्यांत, पाहा, बारांतील एक | येऊन म्हणाळे की ६१ देवाचें मंदिर मोडावेयास व तीन 
ओो. यहृदा- तों :आला' आणि .त्याबरोबर -सुख्यः याजक व । दिवसांत तें बांधावयास मी समर्थ आहें, असें ह्याने म्हंटें 
लोकांचे. वढीळ "यांजकडलां मोठा समुदाय तरवारी व सोटे | ६२ तेव्हां प्रमुख याजक उठून त्याला म्हणाला, ते. काँदींच 
घेऊन 'आल्ञ. :४८ त्याला घरून देणारा यांने त्यांस अशी । उत्तर देतं नाहींस काय हे तुझ्याविरुदध कशी साक्ष 
खूण सांगून ठेविली होतो. कीं मी ज्याचें चुंबन घेईन तोच | देतात १ ६३ तथाचि येक. उगाच राहिला. यावरून प्रमुख 
तो आहे, त्याला घरा. ४९ सग त्यार्ने लागलेच: येद्यजवळ | याजकाने त्याला म्हटलें, मी तुळा जीवंत देवाची शपथ 
येऊन, गुरुजी, सलाम, असें म्हणूनःत्याचीं पुष्कळ चुंबने | घाळून विचारितो कीं, देवाचा पुत्र लिस्त तो तूं आहेस 
घेतलीं, ५० येक्षर्ले त्याका म्हटलें, :गड्या, ज्याकरितां | कीं नाहींस हें आम्हांस सांग. ६४ येक. त्याला म्हणाला. 
आलास तें कर. तेव्हां त्यांनीं जवळ वेऊन यैश्ववर हात | तू म्हटलेंस तसेच. आणखी मी तुम्होस सांगतों, यापुढे 
टाकून त्याझ धरिले. ५१ मग पाहा, येश्वबरोबर जे होते । तुम्ही “ मनुष्यांच्या पुत्राला संपेसमथोच्या उजवोकडे 
स्वांदन एक्र्ने हात ठांव करून आापरी तरदार उपसली ब | बसटेळें व आकाशाच्या मेघांवर आरूढ होऊन वेदांना 
ी ३४ 





अ्रमुख याजकाच्या दासावर प्रहार करून त्याचा काने कापून 
टाकिला. ५२ तेव्हां ये त्याला म्हणाला, तू आपली 
तरवार परत जागच्या जांगीं घाले, कारण तरवार :घरणारे 
सवे. जभ तरवारीने नांश पावतील: ५३" मला आपल्या 
पित्याजवळ मागतां येत "नाहीं, आणि ' आतां तो मला 
देवदूतांच्या बारा सैन्यांपेक्षां अधिक पाठवून देणार नादी, 
असें तुला वाटते काय १ ५४ एरवी, असें झालें पाहिजे. 
हॅ म्हणणारे द्यारलेख कसे पूर्ण व्हाचे ? ५५ त्या समयीं 
येशू लोकेसमुदार्यांस म्हणाला, जसें छटाख्वर तरवारी व 
सोटे'घेऊन जावें तसें तुम्ही मठा धरावयास बाहेर आलं 
काय '' मी प्रंतिदिवशशीं मंदिरांत बसून शिक्षण देत असें, 
तरीं: तुंम्ही मला धरिले नाहीं; ५६ पण संदेष्टयांचे 
लेख पूर्ण व्हावे म्हणून. हे सव झालें. इतक्यांत सर्व 
द्षिष्य त्याला: सोडून पळाले. र 








अ० २६८१६४-२७२० 





पाहो. ६ ::६७ - तेव्हां. प्रमुख याजकार्ने आपलीं वल्ले 
:क्रांहून; म्हटलें, याने . दुभीषण केळे. आहे; 

:आधली- साक्षीदार कशास पाहिजेत £ पाहा, आतां तुंम्ही 
हॅ दुर्चाषण:-ऐकळें आहे, ६६ तुम्हांस कसें वाटतें १ त्यांनी 
उत्तर "दिळें की. हा मरणदंडास पात्र आहे. ६७ तेव्हां ते 


त्यांच्या तोंडावर थुंकळे,:: व त्यांनीं त्याला बुक्तया मारिल्या; . 


:आध्रि कोणीं त्याला चपडाका मारून म्हटलें, ६३ अरे 
शक्षिस्ता. 
मास्लिं£ 
: :. _ पेत्र येशूचा इनकार करतो: 
“-.-६९ इकडे पेत्र. वाब्यांत बाहेर? बसला होता; तेव्हां 


एक दासी त्याजकडे . येऊन. म्हण़ाळी, तूंहि गालीलकर. 


येश्वबरोबर होतास. ७० तो. सव्ांच्यासमोर नाकोरून 


बोलला, तुं. जें म्हणत्येस तें मळा ठाऊक नाहीं. ७१ मग 
तो. बाहेर. देवडीवर. गेल्यावर दुसरीमें त्याला पाहून तेथल्या 


लोकांस म्हटलें, हाहि नासोरी. येश्यबरोबर होता. ७२ पुन 


तो शपथ वाहून. नाकारून बोलला:क्रीं मी त्या मनुष्याला 
७३ नंतर कांहीं वेळाने तेथे उभे. 


ओळखीत नाहीं. 


आम्हांबरोबर अंतज्ञानाने बोल; . तुला कोणीं: 
- ; | तेव्हां जें वचन यिर्मया संदेष्टयांच्या द्वारें सांगितलें होतें ते 


-जीवाला घरून देऊन पाप केलें आहे. ते म्हणाले, त्याचें 
.। आम्हांस काय : तुझें तूंच पाहा::५ मगं तो ते रुपये मंदि- 
:संत टाकून निघाला, व त्यानें जाऊन गळफास घेतला. ९ 
मुख्य यांजकांनीं ते रुपये घेऊन - म्हटले, “हे. दानकोझांत . 


टाकण्यास योग्य नाहींत, कारणं हें रक्ताचें मोळ आहे. ७ 
मग त्यांनीं आपसांत विचार करून त्या रुपयाचे, परदेझी- 
यांना पुंरण्यासाठी कुंभाराचें झेत विकत घेतलें. ८ ह्यामुळे 
त्या शेताला रक्ताचे शेत असें आजपर्यंत म्हणतात. २९ 


पूर्ण झालें; ते असें की, ' आणि ज्याचें मोल इस्राएलाच्या 
बेशजांपकी' कहींनी ठरविलें, तें त्याचें मोल,' म्हणजे ते 
तीस स्फ्ये; त्यांनीं घेतले, १० आणि प्रभूने. मलो. आशा 
केल्याप्रमाणे कुंभाराचे शेत घेण्यासाठीं त्यांनी दिळे.” - 
येशची चौकशी र 


११-मग-येश्र. सुभेदाराच्या पुढें उमा राहिल : असतो 
स॒भेदारानें त्याला विचारिलें, तूं यहूद्यांचा राजा भाहेस कांय ? 
येशूने त्याला म्हटळें, तूं म्हेणतोस तसेंच. १२ मुख्य 
याजक वः:वडील हे. त्याजवर दोषारोप करीत असतां . 


राहणारे होक जवळ येऊन पेत्नाला म्हृणाछे, खरोखर तूंहि । त्याने 


त्यांतला आहेस, कारण तुझ्या बोलण्यावरून तूं. कोण 
आहेस हें दिसून येतें. ७४ तेव्हां .तो शापोब्यारण करून 


व, शपथा वाहून म्हणू. लागला कीं मी त्या-मचुष्याला 


ओळखीत नाहीं. इतक्यांत कोंबडा आरवला. ७५ तेव्हां 

कोंबडा आरवण्यापूर्वी तीन वेळां तूं. मळा नाकारक्षील असें 

जे येथले. पेत्राला सांगितळें होते. ते त्याला आठवले, 
आणि तो बाहेर जाऊन मोठ्या दुःखाने रडला. 

- रोमी सुभेदार पिलात याच्यासमोर येशू 

-. १ प्रातःकाळ झाल्यावर सवे मुख्य याजक व 

२७ लोकांचे वडोल यांनीं येशूला जिवे मारण्यासाठी 

- ल्माज्विरुद्ध मसलत केली; २ आणि त्यांनीं त्याला 

बांधून नेऊन पिलात सुभेदाराच्या स्वाधीन केलें. 

यहूदाचा सृत्यु . ... 

३ तेव्हां तो शिक्षापात्र ठरला असें:पाहून, त्याला घरून 

देणारा यहूदा यानें पस्तावून, ते तीस रुपये मुख्य याजक 

ब॒ वडील यांजकडे परत आणून 'म्हटळे, ४. मीं निर्दोष 


देतात, हे. तूं ऐकत नाहींस: काय १ १४ परंतु. त्यानें त्याला 
कांही उत्तर: दिलें ताही, एका शब्दार्नेहि नाहीं; यावरून 
सुभेदाराला फार आश्चर्य वाटलें. १५ त्या सर्णांत लोक जो 
सांगतील तो बदिवान:.सोडून देण्याची सुभेदाराची रीत 
होती; १६ आणि त्या वेळेस तेथें बरव्या नामें. एक प्रसिद्ध 
बंदिवान होता. १७ यास्तव ते जमल्यावर पिलातानें त्यांस 
म्हटलें, मीं तुम्हांकरितां कोणाला. सोडावे म्हणून तुमची 
इच्छा आहे १ बरल्या याला, किंवा ख्रिस्त म्हटलेला येशू 
याला ६ १८ कारण त्यांनीं येशला हेव्यानें धरून दिलेन्हे 
त्याला ठाऊक होतें. १९ तो. न्यायासनावर बसला असतां 


.._ | त्याच्या ख्रीने त्यास असा निरोप पाठविला कीं त्या धार्मिक. 
- मनुष्याच्या कामांत तुम्ही 'पहू नका, कारथ आज स्वभांत 


त्याच्यामुळे मी फार दुःख 'भोगिळें आहे. २० इकडे मुख्म 
याजक त्र वंडीळ यांनी, बरन्याला मागूनध्यावें व येशचा 
नाश करावा, - म्हणून लोकसमुदार्याचे मंन वळवून घेतलें, 


२५ 


अ० २७२१-५२ 


_ व 


२% समेदारानें त्यांस - उत्तर दिठें कीं तुझ्हांकरितां य़ा 
दोघांतून.. कोणाळा. सोडावे. म्हणून तुमची... इच्छा 
आहे.१ ते म्हणाले, .: बरन्नाळा.. २२ पिलातानें. त्यांस 
ी म््ड्लॅ, तर <ल्िस्त म्हटलेल्या येश्रचे मीं. काय कराबें £ 
सर्व ...म्हणाळे, . त्याला . वधस्तंभावर - खिळवावें. : १३ 
ततो म्हणाळा; -कां£ त्माने काय; वाईट केळे. आहे? 
तेन्हा. ते. फारच आरडाओरड कलून म्हणाळे,: त्याला 


अधस्तंभावर खिळवावें. :२४ ह्यावरून आपलें कांहींच: 


चालत. नाहीं, उलट अधिकच गदनरड होत आहे' असें 
याहून .पिळातानें पाणी घेऊन समुदायासमोर हात धुऊन 
म्हट, मी या धार्मिक मनुष्याच्या रक्ताविषयीं. निर्दोष 
आहें, सुम्चे तुम्ढीच पाहा. २५. सवे लोकांनीं. उत्तर 
दिलें की “त्याचें रक्त आम्दांवर व आमच्या मुलांबाळांवर 
असो... २६ तेव्हां .त्याने त्यांजकरितां बरब्बाला सोडिले 
च. येशळ्या:::फटके, मारून वधस्तंभावर. .खिळण्याकरितां 


हवाली 

.; _. “येशळा वघस्तंभाळा खिळतात. :. 
: ५7..३७ नंतर सुभेदाराच्या .शिपार्यातीं. येशाला. कजेरीत 

नेलें. आणि सगळें पठटण जमवून त्याजवर: आणिलें. 
.. २८. त्यांनीं :त्याची वल्लें काढून त्याच्या अंगांत किरमिजी 
: झगा घातला; २९ कांठ्यांचा सुकुट गुंफून त्यल्च्या 
मस्तकावर; ठेविला, त्याच्या उजव्या हातांतः वेत दिला 
आणि (त्याच्यापुढे: गुडघे टेकून, हे यहूद्यांच्या रा, तुझा 
जयजयकार होवो ! असें म्हणून त्यांनी त्यांची 'थद्च 
मांडिली, ३० ते त्याजवर थुंके- व ळो. वेत घेऊन त्याच्या 
मस्तकावर मारूं लागले, ३१ मगर. त्याची थट्टा केल्यावर 
त्यांनी त्याच्या अंगांतून तो. झगा. काढून त्याची वजे 
त्याच्या अंगांत . घातली, आणि त्याला धघतत्तंभावर 
खिळण्याकरितां नेळें.. . 

३२. ते बाहेर. जात. असतां दिमोन नामक -कोणीएक 
कुरेनेकर मनुष्य... त्यांस. आढळला;..त्याला- त्यांनी - त्याचा 
चधस्तंभ वाहण्याकरितां जेटीस घरिळें, यी 

३३ . मग गुलगुथा नांवाची जागा, ..म्हणजे. कंबटीची 
जागा, येथें येऊन पोंचल्यावर ३४ त्यांनी त्याला “फित्तमिश्रित 
द्राव्ञारस प्यावयास दिला, *...परंतु तो . चाखून पाहिल्यावर 





तो पिहैना. ३५ त्याला वधस्तेभावर खिळिल्यावर “ त्यांनी 
चिठ्या टाकून त्याचीं वक्ते वांटून घेतलीं. ! ३६ नंतर 
त्यांनीं तेथें बसून त्याची राखण केली. ३७ त्यांनीं त्याच्या 
दोषारोपाचा लेख त्याच्या डोक्याच्या- षर लाविला. 
तो..असा की, हा यहृद्यांचा राजा येशू आहे. १८ 
नंतर त्यांनी त्याजबरोबर दोन लरारू, एक उजवीकडे व 
एक डावीकडे, असे वधघस्तंभांवर खिळिले; ३९ आणि 
जर्वळून जाणाऱ्यांनीं * डोकीं हालवीत ' त्याची अक्षी निंदा 
केली कीं ४० अरे मंदिर मोहून तीन दिवसांत बांधणाऱ्या, 
तू आपला घयाव कर; तू देबाचा पुत्र असलास तर 
वघस्तंभावरून . खालीं ,ये.. ४१ : तसेंच मुख्य याजकहि, 
झात्री-व वडील यांसंहिंत थट्टा. करीत म्हणाळे कीं ४२ 
त्यानें दुसऱ्यांचे तारण केलें; त्याला आपला स्वतऱ्या 
बचाव करवत नाहीं; तो इस्राएलांचा राजा आहे; त्यानें 
आतां वघस्तंमावरून खालीं यावें, म्दणजे आम्ही त्याजवर 
बिश्वास ठेवूं; ४३ “ तो देवावर भरवसा ठेवितो; त्याला तो 
प्रिय असला तर त्यानें त्याला आतां सोडवावे; कारण मी 
देवाचा पुत्रं आहे असें तो म्हणाला. ४४ जे लुटारू 
त्याच्याषरोबर वधस्तंभावर खिळिले होते त्यांनींहि त्याची 
तक्षीच निंदा केली. 








| येशचा ग्त्यु 

: ४५ मग दोन प्रहरापासून तिसऱ्या प्रहरापर्यैत सर्व 
देशावर अंधार पडला; '४६ आणि सुमारें तिसऱ्या प्रहरी 
येथ.मोठ्यानें आरोळी मारून बोलला, 'एलोई, एलोई, लमा 
सबक्तनी,? म्हणजे “ माझ्या देवा, माझ्या देवा, तूं माझा 
कां त्याग केलास १? ४७ जे तेथें उभे होते त्यांच्यांतील 
कित्येकांनी हे. ऐकून म्हटलें कीं तो एलीयाळा बोलाचितो. 
४८ . त्यांच्यांतून एकार्ने लागळेंच घावंत जाऊन स्पंज 
घेतला, आणि तो “ आंचेरने भरून वेतावर ठेवून ' त्याला 
प्यावयास दिला.” ४९ वरकड म्हणाले, असूं दे; एलीया 
त्याचा चचाव करावयास येतो कीं नाहीं हें आपण पाहू. 
५० मग येशर्ने पुनः 'मोठ्यानें ओरहून प्राण सोडिला. 
५१ तेव्हा, पाहा,पचित्रस्थानांतील पडदा वरपासून खालपर्यंत 
फाटून दुभार्गला, भूमि कांपठी, खडक फुटले, ५२ थडी 
उघडली, आणि निजलेल्या फतित्र जनांतीलं बहुत जणांची 


३६ 


-_ 


-- शरीरे जढ्की> ५३ ते त्याच्या पुनर्त्यानानंतर: थड्यांतून : 
"निघून : पत्रित्र-नगरांत .गेळे आणि बहुतांस दिसले. . ५४ 


जमादार व त्याच्याबरोबर येची राखण. करणारें हे. 
भूमिकंप व घडलेल्या गोष्टी पाहून, अत्यंत भयभीत झाले 
- ब खरोखर हा देवाचा पुत्र होता, असे महणाले. ५५ तेथें 
बहुत ल्रिया, दुरून हे पाहत होत्या; त्या गालीलाहूनॅ 
येश्चची सेवा करीत त्याच्यामागे आल्या होत्या. ५६ त्यांजर 


मध्यें मग्दालीया मरीया, याकोब व योसे यांची आहे. 


मरीया, व जब्दीच्या पुत्रांची आई ह्या होत्या. 


येशूला खडकांत खोदिळेल्या :कबरंत ठेवतात : 


५७ मग संध्याकाळ. झाल्यावर . भरिमथाईतील योसेफ 
नांवाचा एक धनवानू मनुष्य आळा, हाहि येशूचा शिष्य 
होत्रा;-. ५८.त्यानें .पिळाताजवळ . जाऊन. येश्वे. शरीर 
मागितले; तेव्हां पिढातानें. ते. यावयास आज्ञा केली. ५९ 


योसेफाने तें शरीर घेऊन. तागाच्या. स्वच्छ.वत्नाने वेष्टिले; : 


६० तें त्याने खडकांत-खोदठेंल्या आपल्य: नव्या कबरेंत 
ठेबिलें>.. एक. मोठी 'घोंड लोटून : ती.. कबरेच्या. दाराला 
लाविली. आणि. तो निघून . गेला. ६). तेरे कबरेसमोर 
मग्दालीया मरीया व दुसरी मरीया ह्या बसल्या होत्या, 
६९ दुसऱ्या दिवशीं .म्हणजे. तयारीनंतरच्या दिवशीं 


मुख्य याजक व परूशी पिलाताकडे: जमून म्दणाळे, ६२ | 
महाराज, तो ठक जीवेत. असतां तीन दिवसांनंतर मी | 
। सांगितलें. १२ तेव्हां त्यांनी व वडिलांनी मिळून मसलत 
६४ म्हणून तिसऱया. दिवसापर्यंत कबरेचा बंदोबस्त करा- 


उठेन, असें.म्हणाला होता, याची आम्दांस आठवण आहे. 


वयास , सांगावें, नाहींतर कदाचित्‌ :त्याचे .शिष्य-. रात्रीं 


येऊन :त्याला चोरून. नेतीळ, ब्र तो मेलेल्यांतून उठला. : 


आहे, :असें. डोकांस . सांगतील; मग शेवटली फसगत 
पहिल्यापेक्षा वाईट होईल.. ६५ पिलात. त्यांस म्हणाल 
तुमच्याजबळ. पहारा आहे; . जा, तुमच्यानें होईल तसा 
बंदोबस्त करा. ६६ मग पहारा बरोबर घेऊन ते गेले 


आणि त्यांनीं. घोंडीवृर शिक्का मारून कबरेचा बंदोबस्त |. 


केला. 
येशचें पुनरुत्थान 
बट. शब्यायाच्या शेवटी आठवण्याचा: पहिला 


अ० २७१५२-२८४१८ 





सरीय़ा ह्या कधर पाहावयांत- आत्या. 5२ 'तेव्हो; पोद्दा, 
आठा भूमिकंप - झाला; कारण प्रथूच्या बूस्ति:. स्वर्षा- 
सूत उतरून येऊन 'घोंड एकीकडे:-लोटली:झाणि तीवर तो 
बसला. ३ त्याचें रूप विजेसारखें होतें व त्याचें वलन 
बफासारखें शुभ्र होते. ४ त्याच्या भयाने पहारेकरी थरथर 


'कांपळे व सुतभायं-अमळे. ७ देवदूतानें त्या ख्रियांस म्दूटलें 
तुम्ही मिळं नको; वधस्तंभावर खिळिळेला येथ याचा . 
 झोथ तुम्ही करितां, हें मला ठाऊक आहे. ६ तो. येथें. 


नाहीं, कारण त्यानें सांगितल्याप्रमा्णे तो उठला आहे. या, 
प्रथु:निजला . होता. तें. हें. त्यळ . पाहा; ७ आणि . लवकर 
जाऊल त्याच्या दिष्यांस :सांगा. कीं तो. मेळेल्यांतून उठला 
आहे; पाहा,- तो *तुमच्यापूर्वी गालीलांत. जात आहे, तेथें 
पुम्दी. स्याळा पाहाल; पाहा, मी तुम्हांस हें सांगितळें आहे. 
८ तेव्हां त्या लिया भयभीत वः अति इर्वित: होऊन - 
कबरेपासून लवकर; निघून त्याच्या शिष्यांस. दे. वतमान 
सांगावयास धावत गेल्या.::.९ मग पाहा, येथ: त्यांस भेटून 
म्हणाला, कल्याण असो.. त्यांती जवळ जाऊन. त्याचे चरण 
धरून त्यास नमन :केलें.. १० तेव्हां येवरूनें त्यांस म्हटलें 
मिळं नका; जा; आणि.हे: माझ्या भावांस सांगा, : यासाठीं 
कीं त्यांनी गालीलांत. जावें, तेथें मी त्यांच्या दृ्टीस पडेन, 

११ त्या: जात असतां, थाहा, . पद्ारेकऱ्यांतील. कित्ये- 
कांनी नगरांत जाऊन: झाळेळें सवे वतेभान मुह्य याजफराल 


केली आणि शिपार्‍यांस पुष्कळ पेसे देऊन सांगितलें ढी. १३ 
आम्हीःझ्तोपॅत-असतां त्याच्या शिष्यांनी रात्रीं .येऊन त्याला 
चोख्न-नेलें; असें म्हणा; १४ आणि ही गोष्ट सुभेदाराच्या 
कानावर:; येली . तर- आम्ही त्याचें. मन वळवून तुन्हंस 

निव्दित--करू:::१'५ मग त्यांनीं पैसे घेऊन विकविल्यात्रमाणें 

केलें; आणि ही गोष्ट यहूदी लोकांमर्ष्ये:: पाली; तती 

आजपर्यंत चालू आहे; ठे 
*- येरची शेवटली आजाःखः धथचन 

4३६ इकडे--अकंतः किष्वःमाठीरांतःत्की घष्बत येवन 


॥ भेमिंठा होता; त्यावर गेळे;>/4० आणि त्यांनी त्याला. पाहून . 
| नॅमनं”केळें, तरी *हिंबयेकॉर्से'ःसंगेव - वाटखं १८. तेन्हा 


दिवस उजाडतांच मग्दालीया मरीया व 'दुसरी | 'चेश. जंबळ येळने त्यॉस महणा; सवमीत -माणि एध्वीवर 
1 


अ० :२८५१८-माके १५२१ 


मत्तय-मार्क 





सर्व अधिकार मला दिला आहे;:१९ यास्तव तुम्ही जाऊंन 
सव राष्ट्रांतील लोकांस शिष्य करा; :- त्यांस पित्याच्या, 
पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नामाने बासिस्मा द्या.. २० 








जें सवे कांहीं मीं तुम्हांस आज्ञापिळें तें पाळावयास त्यांस 
क्षिकवा; आणि, पाहा, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सदोदित 
तुम्दांबरोबर आहें. 


मार्कळत शुभवर्तमान 


-०&:७-<&&०- 


चाशिस्मा करणारा योंहांन आणि त्याचा संदेश 
१ देवाचा पुत्र येश्व खिस्त याच्या सुवार्तेचा प्रारंभ. 
१.२ यह्षयां संदे्याच्या ग्रंथांत लिहिठें आहेकी. 
*___ पाहा, मी आपल्या दूताला तुझ्यापुढे पाठवित. 
तो तुझा माने तयार करील 
३ भरण्यात घोषणा करणाऱ्यांची वाणी झाली, 
तीं :अंशी कॉ; प्रभूचा मागे तयार करा, 


स्याप्रमा्णे झालें. “४ पार्पांची क्षमा होण्यासाठी पेश्वात्तापांचा 


झाल.. ५ तेव्हां सवे थहूदीया' देशांतील लोक व संव 
यशशतेमकर. निघून. त्याजकडे गेळे आणि त्यांनी आपलीं 


- रपे पदरी'बेऊन यार्देन नदींत त्यांजपासून बातिस्मा'्चेतला. । 
६. योह्दांम उंटाच्या केसांचे वल्ल पांघंरीत असे,' त्यांच्या | 


कमरेस कांतब्याचा कमरबंद असे आणि' तो टोळ व रानमध 
भक्षण . करीत असे. ७ लो. घोषणा करीतं म्हणाला. 
भांश्यामांगून असा कोणी माझ्यापेक्षा समर्थ येत:आहे. कीं 
त्याच्या वाहणांचा बंद लवून सोडावयास मी योग्य” मोही. 
८ मीं तुमचा बासिस्मा पाण्यानें केला; तो तुमचा बासिस्मा 
थवित्र आह्म्यानें करील, 
| येश्चा बाघिस्मा 
९ त्या. दिवसांत: असे झालें. कीं. येशू गालीलांतील 


नासरेथाडून येळंब -योहानाच्या.. द्वावूने यादेनेत- बाप्तिस्मा 


घेता झाळा;..१० आणि लागलेंच पाण्यांतून वर येतांना, 
आकाझ विदारळें आहे ब. आत्मा. कबुतरासारखा आपणावर 
उतरत आहे, असें त्यानें पाहिळे; ११ तेव्हां अक्षी 


आकाशवाणी झाली कीं तू माझा पुत्र, मला परमप्रिय 
आहेस, तुजविषयीं मी संतुष्ट आहें. 
येशूची परीक्षा 

१९ मग आत्म्याने त्योठा. लागलेच रोनांत घालपिलें. 
१३ आणि सैतान त्याची परीक्षा करीत असतां तो अर- 
ण्यांत चाळीस दिवस राहिला; तो वनंपझमध्यें होता. 
आणि देवदूतांनीं त्याची सेवा केली. 

येशू आपल्या कार्यास आरंभ करतो 
१४ योहान धरला. गेल्यावर येशू. गाठीलांत जाऊन 
देवांच्या राज्यांची सुंवातो गाजवीत असें म्हणाला, १५ 
संभय पूर्णे झाला आहे व देवाचें राज्य जवळ आलें आहे; 
पश्चात्ताप करा, व सुवार्तेवर विश्वास ठेवा 
प्रथम शिष्यास पाचारण 

१६ 'नंतर गालील समुद्राच्या कांठीं ''यालत असतां 
त्यानें शिमोन व त्याचा भाऊ अंद्रिया यांस॑' समुद्रांत जाळें 
टाकीत 'असतां पाहिलें, कारण ते मासे. घरणारे होते; 


१७ येशूर्ने त्यांस म्हंटले, माझ्यामागे या, म्हणजे 'तुंग्ही 


मनुर्ष्ये धरणारे व्हाल असे मी करीन, १८ मग ते तत्काळ 
जाळी सोडून त्याच्यामागे चाळू लागले. १९नंतर तेथून 
कांहींसें पुढें गेल्यावर त्यानें जब्दीचा पुत्र याकोब व त्याचा 
भाऊ योहान यांस तारवांत जाळी नीट करीत असता 
पाहिलें; २० आणि त्यानें त्यांस तत्क'ळ बोलाविले; मेग 
ते आपला बाप जब्दी याला त्याच्या चाकरांजवळ तारवांतं 
सोडून त्याच्यामागे. गेले. 
करफणे्रमांत पका भूतग्रस्ताला येशू बरे करतो 
२१ नंतर.ते कफणंहूमास गेले; आणि लागलेंच त्यानें 


३८ 


पा का य कग्ाव वती "समात्यानांत जाऊन शिक्षम दिले. ररे 
श्िदयागरून :ठोक अक. झाडे, कारण: काल्या 
आरेगॉ:नन्हे तर. भधिकारसंपन्न असल्याताररूं त्यांने त्यांस 


९ :९४५२१--२६ 






सांपडल्यावर ते. स्याळर.. म्हापाहे>.. सर्वे तोक 
आापला 'शोष करीत : भाहेत.:.. ३८. तेन्हा त्यार्ने: स्मांस 
| खटले, जवळच्या मोठाल्या, गोवांत :यीं दंपदेश :करावा 





शलोरहून आणाल, . हे वेश नासरेथकरा, आमचा तुझा 


१-कूं |. ..:४० तेव्हां कोथीएक 'कुठठरोबी: त्याजकडे -शाला व 


कोण आहेस हे. मला ठाऊक आहे, देवांचा. पवित्र जन. तो; 
२५ येशनें. त्वाला धमकावून म्हटलें; ':उयाज राहा वः 
याच्यांवून नीच. :२६ तेव्हां अशुद्ध आत्मा. त्याला प्रिदून: 
खळून .मोठ्याने. ओरडून त्याच्यांदत निथूंन गेला. २० 
तेव्हां ते सवे धक झाळे व एकमेकांस वित्राहे रागळे कीं हे. 
आहे तरी काय ६ कशी. ही नवीन झिकवण ! हा अशुट 
अशम्यांसहि अधिकाराने आहा करितोःब ते. त्याचें ऐकतात. 
२८ ही त्याची कीर्ति लागलीच  गोलीलांच्या चहूंकडल्मा. 
सर्वे प्रांतांत प्रसरली. डी 
पेत्राली सात ब इतर अजण 
यप सतो 


२९ ते. सभास्यानांतून निषाल्यावर लागलाच तो 
याकोब ब. योहान यांजबरोबर विमोन व अंद्रिमा माच्या 
चरी. गेला. ३० दिमोनाची सासू तापाने पडी होती 
शिजविषर्या लायक त्यांनीं त्याला सांगितलें. २१. तेव्हां 
त्यानें जवळ जाळ तिचा हात घरून तिला उठविले व तिचा 
ताप तत्काळ निघाला, आणि ती त्यांची सेवा करू लागली. 

३२ संच्याकाळी म्हणजे सूर्यास्त झाल्यावर लोकांनी 
सवे दुखणाइतांस व भूतम्रस्तांस त्याजकडे आणिलें; ३३ 
आणि बगराचे सवे लोक दाराशी जमले. ३४ तेव्हां नाना 
प्रकारच्या रोयांनीं पीडलेल्या अशा पुष्कळझया मनुष्यांस 
त्यानें बरें केलें व बहुत भूतांना घालविले; त्या भूतांनीं 
त्याला ओळखिलें, म्हणून त्यानें त्यांस बोळ दिलें नाहीं. 
येश्‌ प्रा थनेसाठी पकांतस्थळीं आ पुढें; 


३५ मग तो सकाळीं मोग्या पहाटेस-उेढून बाहेर: तेका, 

ब अरण्यांत जाऊन त्याने तेथें प्रार्थना. केली. ३६ तेव्हां 
शिमोन ब स्याचे सोबती त्याचा शोघ काढीत गेळे. ३७ 
ह श्र 


त्यांजपुढें गुडघे टेकून. त्याते-त्याठा अशी विनेति-केली :कीं 


'-क्षापली इच्छा असळी तर: मत्त झद करावयास आप्रण 


शक्तिमान आहां.. ४१ तेव्हां त्याला त्याची करुणा माली 


: आणि त्यानें हात लांबवून त्याला स्पर्श केला. व म्हटलें, 
' बाझी इच्छा आहे, दाद. हो; ४२ तेव्हां त्याचें कुष्ठ तत्काळ: 
' आन तो झुंद झाळा. ४३ मग त्यानें त्याला: तोकीद 


देऊक डागटेंच स्ांवून दिलें, ४४ आणि सांगितलें की: 


- पाहा, कोणाला कांदी सांगू नको; तर. जाऊन आपणास 


आपल्या झदीकरणाकरितां मोशानें. नेमिळेटें अपण कर; 
४५ पण त्यानें या गोष्टीची पुष्कळ. .घोषणा करून अशी. 
प्रसिद्धि केळी. की. येशूला उघढडपर्णे नगरांत जाववेना 


म्णून तो. बाहेर अरण्यांत राहिला, तरी लोक चहूंकहून 


त्याजकडे आले. 


येश.पका पक्षध्सती मनुष्याला बरं करतो 
१ कांही दिवसांनीं तो. पुनः कफर्णडूमांत (मा 


आजूबाजूला देखील 
त्यांस संदेश दिल्. ३ मग त्याजकडे एका पक्षघाती 
मनुष्याला लोक घेऊन आले, त्यास चौघांनी उचळून 
आणिरटे. ४ त्यांना दाटीसुळें त्याच्याजवळ जाववेना, 


. म्हणून - त्यांनी : तो: जेथे. होता तेथळें छप्पर उस्तरुन 


काडिठें आणि बाहे उकहन तीतून कषा: भाजेवर पक्षणाती 


निजला होता ती त्यांधीआळी सोडिळी. ५. येथने त्यांचा 
कपास साहून पक्षपाती मतुष्णाळा म्ड्ट्लें, मुळा, 
' पापांची आमा झाळी आहे. ६ तेव्हा कित्येक शास्ती तेने . 


असले होते. ते आपल्या मनांत असा वियार करीत होते कीं . 





पागलच नल क कनक का 
बोंयूनं म्णजे देवाबांचून;कोगांच्याने 'पार्षांची झुंमा कर 


उठ, भापर्ठी- बाज उडत रर्याद “असे म्हणणें, अंतून 
कोथतेंःसीपे २ १ ०” अकुध्याच्या: पुत्रा गथ्वीवर पापांची 
क्षना: कराश्रयासत अभिकार “ आहे. हें. तुम्हांस - समेकर्के 
(मणून-तो पक्षपाती मनुष्याला म्हणतो ) ११ मीः मुखा 
'सांगशों; ऊठ, झांपठी बाज उचलून: घेऊन घरी आ. “१२ 
मगतो' उठछाःवे':ठांगळाच आप्रली आज उचलन संवांच्या 
देखता: निधाला; यावरून सर्व थक झाटे व देवरवि भैरव 
कतेत-मणोरे, आम्ही असें क्षी पाहिळे नव्हठे,;:.- २ £ 

१३ पुनः तो निघून संसुद्रतीरी- गेला, आणि सर्व 
कॉकेससेंदाचं त्यांच्याजवेळ : आख तेव्हा त्याने त्यांस 
किंकून दिले: १४ नंतर जात. असतांना त्याने: अश्कीचा 
पुत्र ढेंवी गाळी जकातीच्या 'नाक्यावर . बंसळेळे. पोहिठें 
व त्याला म्हटलें, माझ्यामागे ये; तेव्हा तों उठून 
त्याच्यामागे 


१५ नंतर “असें झाळे की तोः त्याच्या घरी जेवाकयास 
बसला, आणि बहुत जकातदार 'थ पापी लोक हे वेश 
व त्याचे शिष्य: यांच्या पंक्तीत जेवावयास असळे; कारण 
वेथें ते. पुष्कळ “असून त्याचे अनुयायी होते. १६ तेव्हा 
पश्ट््यांतील झाक्ली यांनीं त्याला जकातदार व पापी ळोक 
यांच्याबरोबर जेवितांना पाहून त्याच्या दिष्यांस म्हटलें, हा 
जकातंदार  व' पापी लोक यांच्या बरोबर काँ जेवितो 
१७ हें ऐकून येक त्यांस 'म्हणाला, निरोग्यांस पैद्याची 
गरज' नाहीं, रोग्यांस आहे; मी - घार्मिक जनांस नाही 
तर पपी. जनांस बोलवावयास आलों आहें. ण्या 
१८ हेव्हां .योहानाचे :कषिष्य वे परूश्ी उपास करीत 


उपास काँ करीत नाहीत * १५: :चेदने' त्यांत टे 
वऱहाग्र्यांवरोबर वर आहे तोंपर्यंद त्यांना उपास करितां: 
येहेडः क्राय : जोंपर्यंत:ःवर::त्यांच्याबरोबर आाडे' तोंपरवतः 


तुंकडा'' जुन्या*अल्माला; लावीत. .नाहीं;.. ताविला तर घड 


| झावलेळा तुकडा त्याला -उ्दलजे -युन्याऊा 


फाडितो, आणि भोक मोठें होते. २२ कोणी. नवा. द्राक्षा- 
रस जुन्या बुधल्यांत घालीत नाहीं; घातळा- तर नव्या: 
क्क्षारसाने बुषळे फुंटतात;': द्राक्षारस सोडतो, व. बुषलेहि. 
नोसतात; म्हणून'नवा द्राक्षारस नव्या बुघल्वांत घालतात. 
झु तदाब्यांयपोलनाचा प्रश 

३२३. 'मंग-असें शार्ठे की. तो शब्यांथ विवेशीं शेतांमधून 


रागळे. २४ तेव्हां परूश्ी त्याऊा म्हमाळे, पाहा, 

दिवशीं जें: कर्€ः नये तें: हे कां करितात ? २५ त्यानें त्यांस 
म्हटळें, दाबिदाला गरज पंडली, म्हणजे त्याला व 
स्म्राच्याबरोबर जे होते त्यांस. भूक लागली, . तेव्हा त्यानें 
कांय"केटें; २६ अन्यावार प्रमुख याजक असतां तो 


:' देवंत्या मंदिरांत कसा गेला व ज्या “ समर्पित भाकरी 


याजकांद्िवाय कोषींदि खाऊं नयेत त्या त्यानें कसां खाक्यपा, . 
य.त्याजक्रोबर जे. होते : त्यांस खावयास . कशा दिल्या; 
हे तुमच्या वाचण्यांत कधी आलें नाही. काय १ २७ 


:भागशी तो त्यांस म्हणाळा, दान्याच मनुष्यासाठी झाला, 
मनुष्य शब्याथासाठीं झाला याही; २८ मात्तव मतुष्याचा 
'पुत्र शब्बार्थाचाहि घनी आहे. . 


खुल्या हाताच्या मचुष्यास बरं करणें 

१ घुनः तो समास्वानांत गेल्य; तेथे लळया हाताचा 
२ ळू म्लचय होता २ आणि त्याजवर दोष ठेवावा 
म्हणून झब्याय: दिवशीं तो त्याला बरें करील कीं काय, हे 


“7-2 पाहावयास ते टपून राहिळे. ३ त्यानें. ठल्या हाताच्या 


मनुष्यास सांगितळें की सध्यें उमा राहा. ४ मग त्याने त्यांस 


होते; ते. येऊन> त्यास म्हणाळे, योहानाचे: दिष््ये वे. | म्हटलें, शब्याच दिवशी बरें करणें किंवा वाहेट करणे, औव 
पश्द्यांचेः दिष्य” उपास करितात. आणि *आपळे 'किंच्य । वाचविणे - किंवा मारणे, यांतून कोणतें उचित आहे १ 


४०. 


. क्क 


पॅणे ते. उगेच राहिळें. ५: मंग त्यानें त्यांच्या मनाच्या 


सिन्नं होऊंने त्या सर्वांकडे रागाने पाहिलें व 
त्या मंतुंब्याला सांगितले, आपला हात लांब कर; त्यांने 
हात ठांबं केला आणि तो बरां झाला: ६ मग परूऱ्यांनीं 
बाहेर जाऊन त्याचा घात. कसा करावा याविषयीं 
हेरोदीयांबरोबर त्याजविरुद्ध ताबडतोब भंसलत केली. 
डत इतर रोग्यांस बरें करणें 

७ येश्व. आपल्या दिष्यांसह निघून समुद्राकडे गेला, 
तेव्हां गालीलांतून मोठा मेळा मागे चालला; ८ आणि 
यहूदीया, यरुदालेम, इदोन व यादँनेच्या पलीकडचा प्रांत 
आणि सोर व सिदोन यांच्या आसमंतांतला प्रदेदा, यांतून 
मोठा मेळा तो जीं जीं मोठी कृत्यें करीत होता त्यांविषयी 
ऐकून त्याजकढे आला. ९ तेव्हां दाटीसुळें चेंगरू नये 
म्हणून' त्यानें आपल्या शिष्यास एक होडी तयार ठेवण्यास 
सांगितर्ले; १० कारण त्यानें बहुत जभास बरें केलें, म्हणून 
जे सवे पीढळेळे होते ते त्याला स्पर्धे करावयास त्याच्या 
अंगावर पहं लागले. ११ जेव्हां जेव्हां अश्यद आत्मे 
त्याला पाहत तेव्हां तेव्हां ते त्याच्या पार्या पडून ओरडून 
बोलत कीं तूं देवाचा पुत्र आहेस. १२ तेव्हां मला प्रगट 
करू नका असें त्यानें त्यांस पुष्कळ निथ्हून सांगितळें. 

येशू आपल्या बारा प्रेषितांची निवड करंतो 

१३ मग्न डोंगरावर चढल्यावर त्याच्या मनाखा वाटळें 
स्यांस त्यानें बोलाविले; व ते त्याजकडे आले. १४ तेव्हां 
त्यानें भारा जणांस नेमिले; अशासाठी कीं त्यांनी आपणा- 
बरोबर असावें; आपण त्यांस उपदेश करावयास पाठवावे; 
१५ आणि रोग बरे करण्याचा व भूतें काढण्याचा अधिकार 
त्यांस असावा. १६ त्यानें षिमोन याला पेत्र हें उपनांव 
दिलें; १७ जब्दीचा पुत्र याकोब व. याकोबाचा भाऊ 
योहान यांस बेनेरेगेश म्हणजे गर्जनेचे पुत्र हें उपनांव 
दिलें; १८ अंद्रिया, फिलिप्प, बर्थलमय, मत्तय, थोमा, 
अल्फीचा पुत्र याकोब, तददय, दिमोन कनानी, १९ व 
त्याला ( येशूला ) घरून देणारा यहूदा इत्कर्यात अशीं 
' नंतर तो एका घरांत आला. 





| 1 


अ० डेः४-४७:१ 


सैतानाच्या साहाय्याने येशू आपलीं काम 

करतो या आरोपास त्याने दिलेले 
* २० तेव्हां पुनः लोक इतकें जमले कीं :सेयॉस माकर 
खावयासहि सवड मिळेना. . २१ त्याचे आततः हे शोकून 
त्याला धरावयास निघाले; कारण तों शुद्धीवर नाहीं असें. ते 
म्हणत: होते; २२. तसेंच न्यर्दालेमाहून जे शात्री खाली 
आले हेते ते म्हणत होतेः कीं. त्यांला बालजवूल लोगला 
आहे. बॅ तो भूतांच्या “अधिकाऱ्याच्या साहाय्याने भूर्ले 
काढितो. २३ तेव्हां तो. त्यांस आपणाजवळ ' बोलावून 
दाखळे देऊन बोळ लागला कीं सैतान सैतानाला कसाः 
काढील ई :२४ आपसांत फूट पडळेळें राज्य टिकत नाहीं; 
२५ तसेंच आपसांत फूट पढळेटें घर टिकत नाहीं. २६ 
सैतात स्वतःवरच. उठतो व त्यामध्यें फूट पडते तर तो 
टिकतं नाहीं, त्याचा शेवट होतो. २७ बळवान. मनुष्याला 
यांधल्यादिवाय त्याच्या धरांत दिरून त्याचे जिन्नस. 
कोणाच्यानें छटबत नाहींत; बांधल्यावर तो. त्याचें धर 
छटील. २८ मी तुम्हांस खचीत सांगतों की मनुष्यांच्या: 
पुश्चांना. से पार्पे व जी जीं दुर्भाषणें ते करितील, त्या 
सर्वोची. क्षमा होईल; २९ परंतु जो कोणी. पवित्र 


आत्म्याब्रिरुद्ध दुर्लाषभन करील त्याला क्षमा कधीहि होत 


नाहीं, तर तो सर्वकाळ राहणाऱ्या पापाचा. दोषी आहे. 


३१ तेव्हां त्यांची आहे व त्याचे भाऊ आठे, आणि 
त्यांनीं बाहेर उभे. राहून निरोप पाठवून त्याला बोलाविले 
३२ त्याच्यामोवतीं पुष्कळ लोक बसले होते; त्यांनीं त्याला 
म्हटले, पाहा, आपली आई व आपले भाऊ आहेर आपळ' 
शोध करीत आहेत. ३३ त्याने त्यांस उत्तर दिठें, भाझी 
आहे. कोण व माझे भाऊ कोण १ ३४ मग जे 
त्याच्याभोवती बसळे होते त्यांजकडे तो पाहून म्हणाला, 
माझी आईई. व माझे माऊ पाहा ! ३५ जो कोणी देवाच्या 
इच्छेप्रमाणे वर्ततो तोच माझा भाऊ, बहीण व आई. . . 

पेरणी क्ररणाऱ्याचचा दृष्टांत 
१ पुनः तो सरोवराच्या काठी विक्षर्णे देऊं 


१ 


अ. शवपेल रेड 





लागळे,८. णि. .त्याच्याजवळ <: लोकांचा -'एहढा . मोठा 
समुदाथ: जमला'.-की तो. सरोबरांत एका मचव्यावर चढून 
बसला; "भाण सवे लोक सरोवराच्या कांठीं भूमीवर होते 
२- नंतर. काखळे देऊन तो. त्यांस पुष्कळ दिकवू. लाग्रळा 
आणि्झांपस्या: शिकवणींत'त्यांस म्हणाळा; ३ ऐका; पादा; 


एक-येरंणारा पेरणी - करतषयाच निवाला; ४, तो पेसैत | 


असता अणले झालें तकी काही बी :वाटेवर प्डूले ते 


विषयांचा .लोभ, हीं त्याजमध्ये शिरून वचनाची. वाढ 
खुंडवितात आणि तें निष्फळ होतें.. २०. चांगल्या मातीत 
पेरलेळे हे.आहेत कीं.ते .वचन ऐकून. तें स्वीकारतात; मग 
कोणी तीसपट, कोणी साठपट, :कोणी दोभरपट असें पीक 


दवेतात. | 
दिवा वबीर्‍यांचे दृष्टांत... 
२१ आणखी. त्यानें.त्यांस . असें म्हटलें, दिवा मापा. 


झलरांनी गेऊन खाऊत 'उाकिळें; कांही खडकाळीव्रर. | खाली 


पडढलें.-सेथें:त्यास'- फारझी<माती; नव्हती; माती :-ख्हेल 
नसल्यामुळें: तें लवकर : उगत्रटें:--६- मग सूये उगेवल्यावर 
त्याला कम <लागर्ळें वः त्याला मूळ नव्हते म्हणून तें वाळून 
गेळें. . उ: :क्रांदी':क्रांटेरी .झाडांमधध्ये प्रडळें,:- मग कांटेरी 
झाडांनी नाहून त्याची: वाढ;खुंटविली, म्हणून. त्याला काहीं 
पीकरआालें; नाहीं.. ८. कांहीं चांगल्या 'मातींत :ग्रडलें, -ते 
उगवून कोठें होऊन त्याला.प्रीक. आलें; ::आणि. त्याचें 
तीसपठ, सांठपट, :दांभरपट अर्से उत्पन्न :झारें. <.;सम तोः 
म्हगाळा, ज्याळा ऐकावयास कान आहेत तो. ऐको. 

१०. तो एकांत्री असतां त्यांच्याबरोबर -बाराः जणोसह 


जे. छते .त्यांनी : दाखल्याविषयीं त्याला: वित्यारिले: -१% 


त्यानें त्यांसःम्हटळें, देवा'च्या' राज्याचे 'रहृख्य समजूत. शेक 


हें तुम्दांला दिळें आहे; परंतु जे बाहेर क्षाहेत त्यचे | 


सवे :दाखल्यांनीं होतें; १२. यासाठीं: कीं: त्यांत्री:६ पाहत 
असता पाहावें व त्यांस कळ नये,. आणि ऐकत असता 
ऐकावे व त्यांस उमजू नये;. त्यांनी अळूं नये व त्यांना क्षमा 
होळ नये? १३-- तो त्यांस म्हणाला) हा दाखला ठुम्दी 
समजळां नाहीं. काय ?':तर सवे -दाखळे कतले!समजॉल £ 
१४-.पेस्णास .वचनः पेरितो.. १५ -वॉटेवर:-बबन;पेरिळे 
जातें. तेथीळे-लोक. हे झाहेत की त्यांनीं. ऐकल्याबरोबर 
सैतान येऊन त्यांत :पेरछेळें वचन. हिरावून. घ्रेतो.. १६. 
तसेंच: खडकाछीवर पेरलेले हे आहेत कीं .ते वन ऐकतंरंव 
आनंदाने. ग्रह करितात; १७ तथापि त्यांमध्ये :मूळ 
नसल्यामुळें-ते. अल्पकाळ टिकतात; मग; वचनासुळें सकळ 


घालतां त्याच ..मापार्ने तुमच्या 
घाकतील, :भाणि तुम्हांस. अधिकहि दिलें. जाईल; 
२५.-कारय :ज्याहा आहे. त्याला दिळें जाइल,..ब ज्याला 
नाहीं. त्याचें जें. असेल तें. देखील त्याजपासून . काढून 
घेतळें जाईर र 
5. २६ आणखी त्यानें म्हटलें, देवाचें राज्य असें “आहे 
कीं जणू. क्राय एकाद्या सतुष्याने बीं टाकल्यावर त्यानें. रात्री 
दिवसां निजावें उठावे, २७ आणि तें बीं रुजावें वाढावे 
पण त्याळा कारही कळू नये. २८ भूमि आपोआप पीक 


| देते;"पहिल्माने अंकुर. मंग कणीस, मग कणसांत भरलेला 
। दाणा. .२९ दाणा पिकल्यावर तो लागलाच : “ विळा 
. घालतो, कारण कापणीची वेळ आली आहे. > 


३० 'आणखी त्यानें म्हटलें, ". आपण देवाच्या राज्यास 


. कशाची उपमा द्यावी, अथवा कोणत्या दाखल्यानें तें 


दर्शवाबे £ ११ तें मोहरीच्या दाण्यासारखे -आहे. तोः 
भूमीत पेरितांना जरी ए्भ्रीवरील सचे दाण्यांमध्यें बारीक 
असतो, ३२ :तरी पेरिल्यावर उगंवून सवे माज्यांमध्यें 
मोठा होतो आणि त्याला अशा मोठ्या फांद्या फुटतात कीं 


' “आकाझाच्या 'पाखरांस त्याच्या सावलींत बंश्ती' करितां 


किंवा छळ* झाला म्हणजे. ते: लागलेच. अंेडखळतोत; कर | येते. 


कांटेरी झाढांस्ये, पेरलेले . हे. आहेत कॉ--त्यांनीं वचन 
रऐेकल्याबृर- १९ :संसाराची चिंता, बव्याचा: मोद व इतर 





३ असे बहुत दाखले देऊन जसें त्यांच्यानें ऐकवळें 
तसें त्वाने त्यांस वचन सांगितठें; २४. आणि. दाखल्या 


डय 


ऱमाके । अ० ७:३४-५२४ 


यांधून तोः त्यांच्याबरोषर बोलला नाहीं; तरी. एकांती । आणि आम्हांस या देशांतून घालवू नको, : अशी त्याने 
त्यानें -आापल्या दिष्यांस सवे गोष्टी फोडून सांगितल्या. : | त्याला फार विनवणी केली. ११ तेथें डोंगराकंडे हुकरांचा 
येशू वादळ शांत करतो . | मोठा कळप चरत. होता. १२ तेव्हां भू्तांनीं त्याला विनंति 
३५ त्याच दिवशीं संघ्याकाळ झाल्यावर तो. त्यांस केली की आम्ही त्या डुकरांमध्यें. णिरावे म्हणून: त्यांजकळे 
उंदणाला, -आपण पलीकडे जाळं. ३६ तेव्हां लोक- । आम्हांस-लावून दे. १३२ मग त्यानें त्यांस परवानगी दिली; 
समुदायाला सोहून देऊन तो मचव्यावर॑: होता तसेंच ते | मंग: ते अध्यदध आत्मे निघून त्या डुकरोत शिरले, -आणि 
त्याला घेऊन रोठे. त्याच्याबरोबर दुसरे मचवे होते. २७ । तो कळप घडक धावत जाऊन कड्यावरून सरोवरांत 
नंतर मोठें वादळ झालें व लाटा मचच्यावर अज्ञा उसळल्या । पडंल्ग व तीं .सरोवरांत गुदमरून मेली; तीं सुमाररे दोन: 
क्री. तो भरू लागला. ३८ तो वरामावर उश्ास घेऊन | इजार होतीं. १४ मग डुकरें चारणाऱ्यांनीं पळत जाऊंन 
'निजला होता, तेव्हां ते त्याला उठवून म्हणाले, गुरुजी, | नगरांत व शेतांमळ्यांत हे. वर्तमान सांगितलें, तेव्हां काय 
आपण बुडतों याची आपणाला चिंता. नाहीं काय £ ३९ '- झालें तें :पाहावयास ढोक आले. १५ ते येथजवळ 
तेव्हां त्यानें उठून वाऱ्याला दबाबिळें, व समुद्राला म्हटळें, | आल्यावर त्यांनीं भूतग्रश्तताला; म्हणजे ज्यांत सैन्य होतें. 
उगा राहा, झांत हो. मग वारा पदछा व अगदीं निवांत. | त्याला, वस्र पांघरळेळें व शुद्धीवर आठेलें असें पाहिले; 
झालें. ४० त्यावर त्यानें त्यांस. म्हटलें, तुम्ही कां. आणि, त्यांस भीति. वाटली. १६ हें. ज्यांनीं पाहिलें होतें 
घानरलां १ अद्यापि तुम्हांला :-विश्वास नाहीं काय ? ४१ | त्यांनीं भूतश्रस्ताविषयींची.. व डुकरांविषयींची हकीकत 
तेव्हां ते फार भ्याले व एकमेकांस म्हणूं लागळे, हा आहे । त्यांस सांगितली. १७. तेव्हां तुम्ही आमच्या प्रांतांतून 
'तरी कोण £ वारा व समुद्र हे देखीळ याचें ऐकतात. निघून जा अज्ली ते. त्याची विनवणी करू लागले, १८ 
गरसेकरांच्या देशांतल्या भूतग्रस्तास बरं करणे | मग तो तारवांत बसतांच, जो अगोदर भूतप्रस्त होता 
१. मंग ते सरोवराच्या. पलीकडे गरसेकरांच्या | त्यानें मळा आपल्याजवळ राहू द्यावे. अशी त्याला विनंति 
वर्‌ देशांत आले; २ आणि. तो. मचब्यांतून उतरतांच | केली; १९ परंतु त्यानें त्याला येऊं दिलें नाहीं, तर त्याला 
अशुद्ध आत्मा लागळेला असा एक'मलुष्य कबरांतून | म्हटलें, तै. आपल्या धरीं स्वकीयांकढे जा, व प्रभूने 
निघून त्याला भेटला. ३ तो कबरांत राहत असे व त्याला. | तुजवर दया करून तुजसाठी केवढी. मोठीं कार्ये केलीं 
सांखळ्यांनीं देखील आतां कोणाच्यानें बांधून आवरवेना. । हें त्यांस सांग. २० तेव्हां तो. निघाला, आणि जीं मोठी. 
४ कारण त्याला पुष्कळ वेळं जेच्यांनीं व सांखळ्यांनीं बांधिळें | कार्ये येशर्ते. त्याजसाठी केलीं. होतीं तीं दकापलीस येथें 
असतांहि त्यानें सांखळ्या तोडून टाकिल्या, व बेल्यांचा | प्रसिद्ध करू लागला; तेव्हां सर्वांस आश्वये वाटलें. 
चुराडा केला, म्हणून कोणाच्यानें त्याला वश करवेना. | याइरोच्या कन्येस जीवंत करणे घ रक्तत्तावी 
५ तो त्रेहमीं, रात्रंदिवस, कबरांमध्यें व डोंगरांमध्यें राहून बाईस बरं करणे ी 
ओरडत असे.व घोंब्यांनीं आपलें अंग. ठेचून घेत असे. २१ मग येश मचव्यांत बसून पलीकडे परत गेल्यावर 
६ तो येथला दुरून पाहून धावून आला व त्याच्या पायां | त्याजवळ लोक्रांचा मोठा समुदाय जमला; तेव्हां तो 
पडला; ७ आणि मोठ्याने ओरडून बोलला, हे येशू, | सरोबराजवळ होता. २२ मग याईेर नार्मे एक सभा 
परात्पर देवाच्या पुत्रा, तुझा माझा काय संबंध ६ मला स्थानाचा अधिकारी आला व त्याला पाहून त्याच्या पायां 
श्रीडिझील:तर-तुठा; देवाची. शपथ. ८ कारण त्यानें त्याज. . पहला... २३ त्यानें 


9:त्याने त्याऊा क्नारिळें;. तुझें यांग कब *: किर उतर. . वाचावी: गून - आगण 
दिलें, मोझे नांव तैन्य; कारण. आम्दी पुष्कळ आहो; १० । मग तो त्याच्याबरोबर सेा; तेव्हा लोकांचा मोठा समदात्यः 
ग्रे 






















श० ५:२४-८:११ 





__ चालला व त्यांनीं त्यांच्यामोवती गर्दी केली. 
:__ “२६ तेव्हां बारा वर्षे रक्तत्राव होत असलेली एक क्री 
होतीं; २६ तिनें बहुत वैद्यांच्या हातून पुष्कळ. दुःख 
सोसून आपल्याजवळ होतेंनव्हतें तें सवे खर्चिठे होतें 
तरी बरी न होतां तिचा रोग अधिक झाला होता; २७ 
ती येशविषयींच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली, आणि 
त्याच्यामागे येऊन त्याच्या वस्राला ' शिवली. २८- तिने 
म्हटळें, . मी केवळ याच्या . वल्लाळाः शिवले तरी बरी 
होईन. २९ तेव्हां ठांगलाच तिचा रक्ताचा झरा सुकून 
गेला व आपण त्या पीडेपांसुन बरें झालो आहो. असा 
तिला शरीरांत अनुभव आला; :३० येशूने 'आपणांतील 


___ क्ति निघाठी हें तत्क्षणी आपल्या ठायी. ओळंखून 


गर्दौसध्यें वळून म्हटलें, माझ्या वस्नांसं कोणीं त्प्शे केला? 
: ३१ त्यांचे शिष्यं त्याला म्हणाळे, लौकससुदाय आपल्या 
भोवतीं गरदी करीत आहे. हें आपण पोहता, आणि मला 
कोणीं स्पश केला हें कसे.म्दणतां £ २२ मग जिने हें केठें 
-_ तिला पाहावयास त्यानें सभोवार नर्जर फेकली. ३२ तेव्हां 
ती खी, आपणाकरितां जें कांहीं करष्यांत आलें होतें तें 
-लक्षांत आणून भीत मीत व॒कांपत कांपुत त्याजकडे. 
आली, व. त्याच्या पाया पडून ' तिने त्याला सवे. प्ृक्तांत 
खरा' खरा सांगितला. ३४ त्यानें तिला म्हटलें, मुली, 
-तुट्या विश्वासाने तुल बरें केलें आहे; सुखरूप जा. 
आणि आपल्या पीडेपासून सुक्त ऐस व 

३५ तो हें बोल्त आहे. इतक्यांत - समाल्यानाच्या 
अधिकार्‍याच्या येथून. कोणीं येऊन : त्याखा सांगितठे. कीं 
तुमंत्री कन्या मरण पावली, -गुरुजीळा आणखी .श्रम 
कशाला देतां ६ ३६ परंतु येश्व, सांगितलेल्या वर्तमानाकडे 


रुक्ष न देता, सभास्यानाच्या अधिकाऱ्याला म्हणाला, . 


मिळं नको, विश्वास मात्र धर. २७ त्यानें आपणाबरोबर पेत्र, 
याकोब व: याकोबाचा 'भाऊ योहान यांच्याशिवाय कोणाला 
येऊं दिळें नाहीं. . ३८ मग ते सभास्यांनाच्या 
अधिकाऱ्याच्या धरीं आल्यांवर अतिशय: रडणारे व 
आकांत करणारे यांचा गळबला चाललेला त्यानें पाहिला, 
१५ तो आंत जाऊन त्यांस म्दथाठा, पुदी कद्याला 
अरुनल्ञा करितां व रडतां मूळ मेंठें नाही, शोपेंत आहे. 





४०- तेव्हां त्यांनीं त्याचा उपहास केला; . पणत्या सर्वांस 
बाहेर'-घालवून -सुलाचा बाप व आई. आणि आपल्या- 
बरोबरचे इसम यांस घेऊन मूल होतें तेथें तो आंत गेला. 
४१-नंतर बालिकेचा हात धरून तो म्हणाला, तलीथा 
कूम्‌; याचा अर्थ, मुली, मी तुला सांगतों, . ऊठ. .४२ 
आणि लागलीच ती मुलगी उठून चालूं लागली. ती बारा 
वर्षांची होती. तेव्हां ते लागळेच अत्यंत विस्मित झाले. 
४३ हें कोणाळा कळूं नये म्हणून जपा, अक्षी त्याने त्यांस 
निक्षून आज्ञा केली, आणि तिला कांहीं खावयाळा 
द्यावयास सांगितलें. 
नासरेथकर येशचा नाकार करतात 
१ नंतर तो तेथून निघून स्वदेशी आला, व त्याचे 
द्‌ शिष्य त्यांच्यामागे आले. २ सग दाब्बाथ दिवशीं तो 
सभास्यानांत दिकवू. ठागला, आणि पुष्कळ लोक 
त्याचें ऐकून थक्क होऊन बोलले, यालां हें सव कोठून 
प्राप्त झाळें£ याला काय ही बुद्धि देण्यांत आली आहे आणि 
याच्या हातून केवढे हे पराक्रम होतात £ ३ जो सुतार, 
मरीयेचा पुत्र, आणि याकोब, योसे, यहूदा व शिंमोन यांचा 
भाऊ तो हाच आहे ना १९ आणि याच्या बहिणी येथें 
आपणांबरोबर आहेत ना £ असे ते त्याजविषयीं अडखळले, 
४ येश त्यांस म्हणाला, संदेष्टा आपला देशा, आपले नात- 
ळग व आपलें, घर यांत मात्र सन्मान पावत नाहीं. ५ 
त्यानें थोड्याशा . रोग्यांवर हात ठेवून त्यांस बरें केलें, 
याद्षिवाय दुसरा कोणताहि पराक्रम तेथें त्य़ास करितां आला 
बादीं. ६ त्यांच्या अक्थिासामुळें त्याला आश्यये वाटळें. 
तेव्हां तो शिक्षण देत ग्ांवोगांव फिरला. 
: बारा प्रेषितांना कामगिरीवर पाठविणे 
. 3 नंतर तो बारा जणांस बोलावून त्यांस दोघे दोघे 
असे. पाठवू लागला; त्यानें त्यांस अशुद्ध आत्म्यांवरचा 
अधिकार दिला; ८ आणि त्यांस आक्षा केली कीं. वारे- 
साठी काठीवांचून दुसरें कांहीं घेऊं नका; भाकरी, झोळणा,, 
किंवा कमरकशांत पैसे घेऊं नकां; ९ तरी वहाणा घाळून 
चाला; दोन अंगरखे घाळं नका. १० आणखी त्यानें त्यांस 
असें सांगितळें कीं तुम्ही कोठेंहि एकाद्या घरांत राहण्यास 
जाल तेथेंच, त्या ठिकाणांतून निघाल तोंपर्यंत राहा; १% 


श्ड्ड 











भाक - अल स्मक-रेळ 

शणिःष्या ठिकाणचे ठोक तुमचा स्वीकार: करणार नाहींत | योहान याचें शीर माग... २५ तेव्हां .छागलेरॉ! हक न. 
क मुमंचें “ऐकणार नाहींत त्यास साक्ष व्हांवी म्हणून तुम्ही | आंतःराजाकडे येऊन म्हटलें क; बातिस्मा करणारी म 
तेवर्व निबतांना: आपल्या तळपायाची "धूळ : तेथेंच झांडून | :क्रचें शीर तबकांत घाळून आतांच*मलशाःयावें: अंत्रीत्माशी: 
थॉकॉ २:त्यांनी तेथून जाळन, लोकानी फ्थात्ताप करावा (ईच्छा: आहे. २६ ततेन्हां राजा: अति खिन्न झाला; -तथावि 
अंशी घोषणा. केली; १३. पुष्कळ भूत काढलीं आणि बंहुतं - शपथामुळें व भोजनास बसलेल्या लोकांसुळें त्याच्याने तितर 
गोग्यांस तैलाभ्यंग कलन बरें केले, .._ 77 * | नाहीं" म्हणवेना. २७ राजानें लागळेंच आपल्या -पहारे” 

व्यल्बाधिस्मा करणाऱ्या योहानाचा मुत्यु .' । कर्‍्यांतीलं एका शिपागास पाठवून त्याचें. शीर ओण्याहे 

_>१४.त्याजविषयीं हेरोद राजानें ऐकले, ( कारण त्याचें , आज्ञा केली; त्यांने :बंदिशाळेंत 'जोळनं त्यांचा शिरच्ळेई 
सव-भ्रसिदध झालें होतें, ) आणि म्हटलें, आपिस्मा करणारा । केला; २८ आणि शीरः तवकांत :घाळून :आपणूत" सुखीसय 
योहान मेळेत्यांतन उठला आहे, म्हणून त्याच्या ठायीं हे | दिळें; मुलीने ”ते-आपल्या आईला दिलें: २९ हें ऐकून 
थरक्कम होव आहेत. १५ कोणी म्हणाले, हा एलीया' आहे; | त्याचे विष्य आले:-आगिःत्यांनी'- त्याचे शरीर उचलून 
इंसरे म्वणाले; हा: संदेष्टा, म्हणजे संदेष्ट्यांपेकी 'कोणीएक । नेऊन कबरेंत ठेविलें 
भोहे;:१६ परंतु हॅ ऐकून हेरोद म्हणाला; ज्या योहानाचा प्रेषितांचे परत येणं 
भीं शिंरच्छेदे- करविला तो हा. योहान उठला आहे. १७ | '“ ३० मग प्रेषितांनी-येशूजवळ जमा होऊन आपण ' जें 
हेरोदाने स्वतः भाणसें पाठवून आपल्य भाळ फिलिप्प याची । जे. केळे क॑ शिककिले तै ते सर्व सांगितलें. : ३१ तो त्यॉस 
बायको हेरोदिया इच्यासाठीं योहानाळा 'घक्षन बंदिदाळेंत | म्हणाला, 'अरष्यस्थली एकांती चला.व थोडा निसावा घ्या; 
जखडून ठेविलें होतें; कारण हवेरोदानें तिजबरोबर लभ केलें | कारण तेथें पुष्कळ ठोक थेतंजात असल्यामुळें त्यांस जेवा- 
होतें; १८ व योहानानें त्याला म्हटळें-होतें, तू आपल्या | व्यास देखीळ अवकाश. भिळेना...३२ तेव्हां ते मचव्यांत 
भावाची बायको ठेवावी हें तुला विहित नाहीं. १९ | बसून अरध्यस्थलीं एकांती. गेळे. ३३ लोकांनीं त्यांस -निघतां 
यॉकरितां. हेरोदिया त्याच्याशीं द्वेषभाव धरून त्यांचा वघ । पाहिलें अ-बहुतांनीं ओळेखलें:-आणि तेथल्या सर्व नगरांतून 
करावयास पाहत होती, परंतु. तिचें कांहीं चालेना; २० | लोक पार्यींच येऊन तिकडे घावत. जाऊन त्यांच्या अगोद्र 
कारण योहान धार्मिक व पवित्र पुरष आहे. हें ओळखून, । पोंचळे. ३४ तेव्हां येशतें बाहेर -वेऊन लोकांचा मोठा 
हेरोद त्याचें भय धरीत व त्याचें संरक्षम करीत असे; तो । संमुदाय पाहिला; ' ज्या मेंढरांस : मेंडपाळ. नाही त्यांच्या- 
त्याचें ऐकून फार गोंधळांत पडत असे; तरी .हबीनें त्याचें | सारखे? ते. होते म्हणून त्याठा:र्‍्यांचा कळवळा आला, 
ऐकून घेत असे. २१ नंतर एक सोईचा दिवस आला, तेव्हां | आणि तो त्यांस बहुत गोष्टी बिकवू ठायला. . . 
हेरोदानें आपल्या जन्मदिवसाच्या उत्साहांत आपलें प्रधान, येशू पांच हजारांना जेवू घालतो. 
सरदार व गालीलांतील प्रमुख छोक यांसं मेजवानी केली; | ' . ३५ 'दिवस फार उतरल्यावर त्याचे शिष्य त्याजकडे 
२२ आणि हेरोदियेच्या कन्येने स्वतः आंत जाऊन व | येऊन म्हणाळे, ही जागा रान आहे व आतां दिवस .फार 
नाच करून हेरोदास व त्याच्याबरोबर भोजनास बसलेल्यांस | उतरला आहे; ३६ लोकांनी भोवतालच्या खे्यापाच्यांत 
खुद्दा केलें; तेव्हां राजानें त्या मुलीला म्हटळें, तुला जें | जाऊन आपणांकरिता : खाण्यास कांहीं विकत ध्याचें म्ह्णून 
कांहीं पाहिजे तें माझ्याजवळ माग, म्हणजे मी तुला देईन. | त्यांस निरोप द्या: ७ त्यानें त्यांस. उत्तर द्लेकी तुम्ही 
२३ तो तिला . शपथ. वाहून म्हणाला कीं माझ्या अधे | त्यांस खावयास या. - ते. त्यांला' म्हणाळे; आम्ही: जाऊन 
:राज्यापर्यंत जें कांदी तूं माझ्याजवळ मागील ते मी- तुला । प्नोस :रॅफ्यांच्या भाकरी:- विकत: घेऊन त्यास खावया 
देडेन. २४ तेव्ह ती बाहेर जाऊन आपल्या आहेला | द्ोन्यां कोय 2 ३८ तो त्योस म्हणाठ,, तुम्हाणवळ किती 
म्हणाली, मी काय मागू £ ती म्हणाली,ापिस्मा करणारा | भाकरी आहेत १ जाऊन पाहा. पाहिल्यावर ते म्हणाले, 

५ र 













अ० ६:३४-७१२ माक | 
पाबे >वेः दीन -मासे. २९ नंतर त्या सर्वांनी. हिरव्या । जेथें कोठें तो. आहे. म्हणून त्यांच्या कानीं येई तेथें तेथे 
गकतावर पॅक्तिपक्तीनें बसावें म्दणून त्यानें त्यांस सांगितळें. | नेऊं लागले. ५६ तो ग्ांबांत, नगरांत किंवा खेद्यांत 
४० तेव्हां ते दंभरशंभर-व*पन्नासपत्नास पंक्तिपंक्तीने जसे | कोठेंहि जाई तेथें ते दुखगेकऱ्यांस बाजारांत नेऊन ठेवीत 
काय वाफे असे बसले.. :४% मग त्यानें त्या पांच: भाकरी | आणि- आपल्या. वल्लाच्या 'गोंड्याला मात्र स्पर्धे करूंद्या 
बःते दोन भासे. घेळन वर स्वग्नीकडे पाहून आक्षीवांद | अशी त्याच्याजवळ विनंति करीत; आणि. जितक्यांनीं 
दिळा आणि भाकरी मोडून त्या. त्यांना वाढावयास आपल्या । त्याला स्पश केला तितके बरे झाले. 
श्षिष््वांजवेळ दिल्य़ा; आणि ते. दोन मासे त्या सर्चास वांटून । संप्रदायांची अनास्था दोते या टीकेस येशनं 
'दिळे::-४२';मग्रः सवे: जण जेवून तृत्त झाळे. ४३ आणि दिळेळेंउतर . 
त्यांनी-बारा. टोपल्या तुकडे उचळून भेळे व माशांचेहि नेले १ मंग परूझी व. कित्येक शात्री यरुझलेमाहून 
४४ भाकरी. खाणाऱ्या मंडळींत पांच -हजारः पुरुष होते. ७ घेऊन  त्याजवळ एकत्र जमले. २ त्यांनीं त्याच्या 
येह :पाण्यावरून चाललो । कितीएक शिष्यांस अशुद्ध म्हणजे .न धुतलेल्या हातांनी 
४५ नंतर, . मी लोकससुदायास निरोप देतो. आणि | भाकरी खातां पाहिलें होतें. ३ प्ररुक्षी. व सवे यहूदी 
तुम्ही. मचव्यांत. बसून पलीकडे बेथसैदा येथें जा, असें वडिलांच्या संप्रदायास अनुसरून हात नीट धुतल्याबांचून 
ग्दणून त्यार्ने. लांगळेंच. शिषष्यांस- लावून. दिलें. . ४६. मग | जेवीत नाहींत; :४ बाजारांतून आल्यावर . स्नाने केल्या- ' 
त्यांस निरोप देऊन तो. प्रार्थना करावयास डोंगरावर गेला; | वांचून जेवीत नाहींत; आणि प्य़ाठे, घागरी, .पितळेचीं 
४७ . आणि रात्र काली तेव्हा तो. मचवा समुद्राच्या | भांडीं यांचें धुणे, व असे बहुत दुसरे नियम त्यांनीं 
मध्यभार्गी होता; 'व तोः एकटाच जमिनीवर: द्दोता. ४८ । स्वीकारले आहेत. ५ यावरून परूड्यांनीं व झाढ्यांनीं 
त्यानें 'त्यांस वल्हीं मारितां . मारिता दैराण- झाळेळें पाहिलें; | त्याला बिचारिळें की आपले शिष्य अशुद्ध हातांनी माकरी 
कारण बारा. तोंडचा होता. नंतर सुमारें रात्रीच्या “चवथ्या । खातात, ते वडिलांच्या संप्रदायाभ्रमाणें कां चालत नाहींत £ 
प्रहरी . तो . समुद्वावर्यं . चालत त्यांजकडे. आला; व 9, त्यानें त्यास उत्तर दिलें की तुम्हां ढोंग्यांविषयीं यशयानें 
त्यांच्याजबळून पुढें जाण्याच्या बेतांत होता; “४९ पण ते । चांगलाच संदेश दिला; त्याचा लेख असा आहे कीं 
त्याला समुद्रावरून- चालतां पाहून, हे. भूत आहे असें | हे लोक ओठांनी माझा सन्सान करितात, 
समजून; ..ओरंहू ' लागले; ७० कारण ते. सवे त्यालीं | परंतु त्यांचें अंत:करण मजपासून दूर आहे. 
पाहून-घाबरून . गेळे.: तेव्हां तो छागलाच त्यांबरोबर बोळ | ७ हे मनुष्यांचे नियम, शाक्ष म्हणून शिकवून 
लागला व त्यांस म्हणाला, धीर घरा; मी आहें; मिऊं नका. व्यर्थ माझी उपासना करितात. 
५१ आणि तो त्यांच्याकडे मचन्यावर चढून ; गेला; तेव्हां देवाची आज्ञा सोहून मनुष्यांचा संप्रदाय 
वारा पडला; मग ते मनांतल्या मनांत फार आश्वयेचकित | अनुसरतां. ९ आणखी तो त्यांस म्हणाला, तुम्ही आपल्या 
झाले. ५२ कारण भाकरीची गोष्ट त्यांच्या घ्यानांत आली । संप्रदायाचे अनुसरण करण्याकरितां देवाच्या आज्ञेचा 
नव्हती, त्यांचें अंतःकरण कठीण झालें होतें अगदीं त्याग करितां. १० “तू आपला बाप व आपली 
भगनेसखरेत येथे रोग्यास बरे करणं आहे यांचा मान राख,' आणि “जो बापाची किंवा आईची 
५३ नंतर ते पार जाऊन गनेसरेताच्या किनाऱ्यास | निंदा करितो त्याला देहांतशिक्षा व्हावी ' असें मोशार्ने 
पोहोंचले व त्यांनीं. मचवा बांधून ठेविला. . ५४. ते । सांगितळें; ११ परंतु तुम्ही म्हणतां, कोणी बापाला अथवा 
मचव्यांतून ₹7रले- तेव्हांच - लोकांनीं त्याला ओळखिलें; | आईेला म्हणेळ कीं जेणेकरून तुझे हित मजकहून झालें 
५५. मग. ते चोहोंकडे त्या अवघ्या प्रांतांत धाकत फिरले. | असतें तें कुर्बान म्हणज़े अर्पण आहे, १२९. तर त्याला 
आणि जीं. मनुष्ये दुखणेकरी होतीं त्यांस बाजेवर घाळून । त्यापुढे आपल्या बापासाठीं किंबा आईसाठी तुम्दी. कांही 
शद 


माके 


अ० ७:१२-८:५ 





कं देत नाही; १३ या प्रकारें तुम्ही आपल्या. चाळू 


ठेवडेत्या संप्रदायाने देवाचें वचन रदद करितां आणि 
यासारख्या. इतर पुष्कळ गोष्टी करितां. 


कुत्रीहि मेजाखालीं मुलांच्या हातून पडलेला चाराचुरा 
खातात. २९ तेव्हां त्यानें तिला म्हटलें, . या बोलण्यामुळे 
जा; तुझ्या कन्येंतून भूत निघून गेलें आहे. ३०-मग ती 


४ तेव्हां त्यानें लोकससुदायाला पुनः बोलावून । आपल्या धरीं गेली, तों कन्या अंथरुणावर निजलेली व 
म्हटळें, . तुःही संवे माझें ऐका व समजून घ्या; १५ मलु- ! भूत निघून गेळें आहे असें तिच्या दृष्टीस पडलें 


घ्याच्या 'आहेरून त्याच्यांत गेळें असतां त्याला अपवित्र 
करीर अर्से' कांहीं नाहीं, तर मनुष्याच्या आंतून जें निघतें 
सच मनुष्माहा अपवित्र करिते. [ १६ ज्या कोणाला ऐका- 
बयांस कान आहेत तो ऐको. ] १७ तो लोकससुदायाला 
सोहन घरांत गेल्यावर त्याच्या शिष्यांनी त्याला त्या 
दोखंल्याविषयी विचारिठे. १८ तेव्हां तों त्यांस म्हणाला, 
तुम्ही देखील इतके अह्वानी आहां काय? जें कांहीं बाहेरून 
मनुष्याच्या आंत जातें त्याच्याने त्याला अपवित्र करवत 
नाहीं, हें तुम्ही समजत नाहीं काय ? १९ कारण तें त्याच्या 
अंतःकरणांत जात नाहीं; तंर त्याच्या पोटांत जातें व 
शौचकूपांत बाहेर पडतें. अशा प्रकारें त्यानें सवे अन्न 
झुद्ध ठरविले. २० आणखी तो म्हणाला, . जें मनुष्यांतून 
बाहेर निघतें तेंच मनुष्याला अपवित्र करिते. २१ कारण 


आंतून म्हणजे मनुष्याच्या अंतःकरणांतून दुष्ट विचार 


निघतात; २२ जारकर्मे, चोऱ्या, खून, :व्यमिचार, लोभ, 
दुष्टपणा, कपट, कामातुरपणा, बुष्टदृष्टि, शिव्यागाळी, गर्व 
मूखपणा, २३ या सवे वाईेंट गोष्टी आंतून बाहेर निघतात 
व मनुष्याला. अपवित्र करितात. 

२४ मगं तो तेथून उठुन सोर योच्या सीमेवरील 
प्रांतांत गेळा. तेथें तो एका घरांत गेला; हें कोणास कळूं 


नये. असे त्यांच्या मनांत होतें, तंरी त्याला गुत राहणें | म्हेबून 


शक्‍य नव्हते. २५ इतक्यांत जिच्यां लहान कन्येस अ्थुद्ध 


एका बहिऱ्या-मुक्‍या मनुष्याला बरें करणें 

३५ नंतर तो सोराच्या सीमेवरील प्रांतांतून निघाला 
आणि सिदोनावरून, दकापलीसाच्या सीमेवरील प्रांतांमधून, 
गालील समुद्राकडे परत आला. ३२ तेव्हां लोकांनीं एका 
बहिर्‍या-तोत्र्या - मनुष्याला त्याजकडे आणून,..' आपण 
याजवर -हात ठेवावा अशी त्याला विनंति केली. ३३ 
तेव्हां, स्वालें. त्याला. लोकससुदायापासून एकीकडे नेऊन 
त्याच्या कानांत बोटें घातलीं व थुंकून त्याच्या जिभेला 
स्पर्श केला; ३४ आणि वर स्वगोकडे पाहून त्यानें उसासा 
टाकिला व म्हटलें, इप्फाता, म्हणजे मोकळा हो. ३५ 
तेव्हां त्याचे कान मोकळे झाळे व त्याच्या. जिभेचा'- बंद 
खदन तो स्पष्ट बोळुं लागला. ३६ तेव्हां हें कोणाला 
कळवूं नका असें त्याने त्यांस निक्षून सांगितलें; परंतु तो 
त्यांस जसजसे सांगत गेला तसतसे ते अधिकच हें 
गाजवीत गेले; ३७ आणि ते अतिशय थक्र होऊन बोलले 
कीं यानें सर्वे कांहीं चांगलें केलें; बंहिऱ्यांस ऐकणारे व 
मुक्यांस बोलणारे असें ह्या करितो. 


येशू चार हजारांना जेवू घालतो 


१ त्या काळीं पुनः लोकससुदाय फार मोठा जमला 
ट होता; ' व त्यांच्याजवळ खावयास कांही नव्हतें, 


मात्मा लागला होता अश्या कोणीएका  क्रीने त्याजंविषयी तीन. बस कें मत चे रकमलळ जवळ 
ऐकले व ती त्याच्याजवळ येऊन त्यच्या पार्या पंढली. शद | भं हो ळ लडी त हिनी 
ती. बायको ह्श््गी असून जातीची सरफुनीकौ होती. हक 


आपल्या कन्येंतून भूत काढावें, अंशी तिने. त्याला विनंति 
केछी, २७ तो तिला म्हणाला, मुलांना प्रथम तृप्त होऊं दे 
कारण सुलंची भाकरी घेऊन कुत्र्यांस टाकर्णे ठीक नाहीं. 
२८ मग तिनें त्यात उत्तर दिलें, खरें आहे, प्रभू, तरी 





-केत्येक तर रोंबून आळेळे आहेत. ४. त्याच्या 'सिष्ष्यांनी 


त्याला उत्तर दिळें. की नेथें रानांत यांच्यासाठी मॉर्करी 
कोठून आणाव्या द ह्यांना कोणीं तूत्त करावें? ५ त्यानें 
त्यांस विचारिळे, तुम्हांजवळ किती भाकरी आहेत? ते 


9 


अ० ८५-२३ 


म्हणाले, सात. ६ नेतर त्याने लोकससुदायाळा भूमीवर 
असावयास सांगितटें; त्या सात भाकरी घेऊन व. हेशोपकार 
स्मरण करून त्यानें त्या मोडिल्या. आणि त्यांस वाढण्या. 
करितां त्या आपल्या शिष्यांजवळ. दिल्या; मग :त्यांनीं 
लोकससुदायाठा वाढिल्या. ७  त्यांजवळ थोडे - लहान 
मासे. होते; त्यांस त्यानें आज्ञीचौद देऊन. तेहिः त्यांना 
वाढावयास. सांगितलें. ८ ते जेवून तृप्त झाल्यावर जे 
तुकडे ठरले होते त्यांच्या त्यांनी सात. प्राग्या. उचखून 
नेल्या. ९ तेथे सुमारें चार हजार लोक होते; मग : त्यानें 
त्यांस निरोप दिला. १० नंतर तो. लागलाच आपल्या 
शिष्यांसुद्धां मचव्यांत बसून दल्मनुथाआंतांत आठा. .” 
असर्मजसपणाबदल येर. दिष्यांचा निषेच 


५१: 'मग परूकी: येऊन त्याजबरोबर. त्रिवाद करू 
लागले, आणि त्याची परीक्षा पाहण्याकरिता त्यांनीं त्याच्या. 
जवळ «आकाशातून व्विन्ह मार्गितेठें. - १२ 'तेव्हां. तो 
आपल्या आत्म्यांत फार कण्हून म्हणाला, ही पिढी चिन्ह 
कां मागते १ मी. तुम्हांस खचीत सांगतो कीं या. पिढीला 
चिन्ह दिळें .जागारच नाहीं. १३ नंतर तो त्यांस सोहून 
पुनः मचब्यांत बसून पलीकडे गेला. हि 

१४ ते भाकरी घ्यावयास किसरले; : आणि * मचर्ग्यात 
त्यांच्याजवळ केवळ एकच भाकर होती. १५ मग त्यानें 
स्यांस निक्लून सांगितलें कीं संभाळा, पर्न्यांचें खमीर व 
हेरोदाचें खमीर यांविषयी जपा. १६ तेव्हां आपल्याजवळ 
भाकरी नाहींत ह्याविषयी ते; आपसांत. बिचार करूं लागले. 
१७-हें ओळखून येश्च. त्यांस. म्हणाळा, तुम्दांजवळ- भाकरी 


नाहींत क्लाविषयी विचार कां -करितां. £ तुस्ही अजून 


झोळखत नाहीं ब समजतहि नाही काय तुमचें अंतःकरण 
कठीण. झालें आहे काय? १८: * डोळे असुन तुम्ही पाढूत 
नाहीं काय ६ कान असुन तुम्ही. ऐकत. नाहीं काय. १ 
अम्डांस आठवण नाहीं काय? १९ मी: पांच इजारांसाठीं 
त्या पांच भाकरी मोडल्या, - तेव्हां तुम्हीं तुकश्यांच्या किती 
रेपल्या .अरून नेल्या. ते त्याला - म्हणाळे, झस.. २० 
सर्सेंच चारू हजारांसाठी सात भाकरी मोडल्या. तेव्हां तुम्हीं 
तुकडे क्रिती पाठ्या उच्छून नेले £ ते त्याला म्हणाठे, सात 


मक 


२१ नंतर तो त्यांस म्हणाला, तुम्ही अजून समजत नाहीं 


बेथसेदा येथे तो एका अंघळ्याला बरं करतो 

२२ मग ते बेथ्सैदा येथें आले. तेव्हां लोकांनीं 
त्याजकडे एका अंघळ्याला आणिटें, व आपण. त्याला स्पश 
करावा अश्ी त्याच्याजवळ विनंति केली. २३ तेव्हां त्यानें 
त्या अंधळ्याचा हात धरून. त्याल . गांदाबाहेर नेलें, आणि 
त्याच्या डोळ्यांत थुंकून व. त्याजवर हात :ठेवूचन - त्याला 
बिचयारिळें, तुला कांहीं दिसतें काय £ २४ तो वर प्रहूब 
म्हणाला, मला माणसें दिसत आहेत असें वाटतें, कारण 


| तीं.मल्या झाढांसारखीं दिसत आहेत; तरी चालत आहेत. 


२ नेतर त्यानें त्याच्या डोळ्यांवर पुनः हात ठेबिळे तेव्हां 
तो निरखून पाह लागला, आणि. तो नीट. झाल्य व-सवे 
अस्तु-त्याला स्यष्ट दिसूं लागल्या, २६ .मग त्यानें. त्याला 
त्याच्या घरीं पाठवितांना. सांगितळें कीं या गांवांत जाळ 
देखील नको... ..: 
येशू हा ख्िस्त आहे अशी पेत्राने दिलेली कबुली 
२७ नंतर येक्ष व.त्याचे शिष्य फिलिप्पाच्या क्रेसरिया. 
कढल्या गांवांस गेले; तेव्हां वाटेंत त्यानें आपल्या रिष्यांस 
विचारिळें, लोक मला क्रोण म्हणून म्हणतात £ २९८ त्यांनीं 
दिटें.कीं बातिस्मा करणारा योहान; कित्येक एलीया; 
कित्येक तर संदेष्ट्यांपैकी एक असें म्हणतात. २९. त्यानें 
त्यांस विचारिळें, पण तुम्ही मळा कोण : म्हणून म्हणतां १ 
शे ला क दिलें, आपण लिस्त आहां. .. . 
आपले मरण व पुनरुत्यान यांचे भविष्य येशू 
बर्तवितो 


३० तेव्हां मजविषयी -कोणाला सांगू नका असें त्माने 
त्यांस: निक्षून सांगितठें,..२१ मग.तो त्यांस शिकवू - लागला 
की मनुष्याच्या पुत्राने फार. दुःख. भोगावे, वडील मंडळ. 
मुख्य :याजकत व. शाती. यांजकहून .नाकारिळें जाऊन जिर्वे 
मारले जावें, आणि त्यानें. तीन दिवसांनंतर पुनः उठावे, 
यांचें: अगत्य--आहे.: ३२. ही गोष्ट. त्यानें उघड सांगितली; 
त्यावरून पेत्र. त्याल्ा-.जवळ..घेऊन वबावू. ठागळा. ३३१ 
तेव्ह तो अढळून व. आपल्या. दिष्यांस पाहून. पेत्राळ 
घमकांचून म्हणाला, अरे सैताना, माझ्यापुढून निवून आ; 


८ 


के 


_ 
कारण रेबाच्या गोष्टींकडे तुझें लक्ष नाहीं, मलुष्यांच्या 
1 नोहे. । 
स्य! ला फांटा देण्याबद्दल इशारा 
३४ मग त्यानें आपल्या शिष्यांसुद्धां लोकससुदायाला 
बोलावून त्यांस म्हटलें, कोणी माझा अनुयायी होऊं पाहत 
असल्यास त्यानें आत्मनिप्रह करावा ब आपला वधस्तंभ 
उचळून घेऊन भला अनुसरावें. २५ जो कोणी, आपला 
जीव वांचवू पाहतो तो त्याला मुकेठ; आणि जो कोणी 
प्रजकरितां व सुवार्तेकरिता आपल्या जीवाला मुकेल तो 
याला वांचवील. ३६ कारण मनुष्यानें सवे जग मिळविले 
प्रॉणि आपल्या जीवाचा नाश कून घेतला, तर त्याला 
हाय लाभ १ ३७ मनुष्याने आपल्या जीवाचा मोबदला 
- रय द्यावा ? ३८ यां व्यभिचारी वे पापी पिढीमध्ये जो 
'गरैणी माझी व भाझ्या वचनांची लाज धरील, त्याची 
प्रज मनुष्याचा पुत्र पवित्र द्वेवदूतांसहित . झापल्या 
पेत्याच्या गौरवाने येईल तेव्हां तोहि घरील. 
१ आणखी त्यानें त्यांस म्हटलें, मी तुम्हांस 
९ बचीत सांगतो कीं येथें उभे राइणार्‍यांतील कांही असे 
आहेत कीं देवाचें राज्य पराक्रमाने आलेलें पाहत 
ऐॉप्येत त्यांस मरणाचा अनुभव येणारच नाही. 
येशर्खे रूपांतर 
२ मग सहा दिवसांनंतर येशूने पेत्र, याकोब व योहान 
ग्रांस आपणाचरोवर एका उंच पर्वतावर एकीकडे नेर्ढे; 
तेथे. त्यांच्यादेखतां त्याचें रूप पालटले; ३ त्याचीं वर्षे 
इतकी पांढरी चकचकीत झालीं, की तितक पांढरी करील 
असा कोणी परीट पृथ्वीवर नोही. ४ तेव्हां मोशासह 
एटीया त्यांच्या हृष्टीस पडला; ते येशजरोबर संभाषण 
करीत होते. ५ तेव्हां पेत्र येशला म्हणाला, गुरुजी, आपण 
येथें असावें हें बरें आहे; तर आम्ही तीन मंडप करु; 
भापणासाठी एक, मोझ्यासाठीं एक व एलीयासाठी एक. 
६ कारण काय बोलावयाचे हें त्याला सुचले नाही; ते 
सयभीत झाले. ७ तेव्हा मेघ येऊन त्यांजवर छाया पडली; 
आणि मेघांतून अशी वाणी झाली कीं हा माझा प्रिय पुत्र 
आहे, याचें तुम्दी ऐका. ८ मग त्यांनी एकाएकीं सभोब्ते 
पाहिळें तों केवळ येशशिवाय त्यांच्याजवळ आणखी कोणी 


शं 





भ« ८:३३१-९:२२ 





र 

९ नंतर. ते शेंगरावरून उतरत असतां त्यातें त्यास 
आहा केली की, तुम्ही जे पाहिळें ते मलुष्याचा पुत्र 
मेलेल्यांतून पुनः उठेपर्यंत कोणाळा. कळधूं नका. १० ही 
गोष्ट मनांत घरून मेले्ल्यांतूत पुनः उठणे म्हणजे काय 
याविषयी ते आपसांत विद्यार करू ळागळे. ११९ अल 
त्यांनी तयाला बिवारळें, पएलीया प्रथम अला पाहिजे, असें 
शाखी म्हणतात हें कसें! १२ त्यानें त्यांत उत्तर दिटें की 
“एलीया. .प्रथश, येऊन सर्वे कांहीं यथास्थित करितो * हें 
खरें; तरी मनुष्याच्या पुश्नाविषयी असें कसें लिहिळें आहे 
कीं त्यानें फार दुःख भोगार्वे व तुच्छ मानिळें जावें? १३ 
मी तुम्हांस सांगतों.कीं एठीया आला आहे, भाणि त्याज- 
म्ह लिहिल्याप्रमाणे. त्यांनी. मनास वाटलें तसें त्याला 





भतभ्रस्त मुलाला बरं करणे . 

१४ नंतर तें शिष्यांजवळ आले तों त्यांच्यामोंषती 
लोकससुदाय आहे व त्यांजबरोबर झाली संवाद करीत 
अहित असें त्यांनीं पाहिलें. १५ तेव्हां त्याला पाहतांच 
संव लोक कार चकित झाळे व घावत जाऊन त्यांनी 
त्याला नमस्कार केल्य. १६ मग त्यानें त्यांस विवारिले, 
तुम्ही बांजशीं काय संवाद करितां १ १७ लोकसमुदायां- 
तील एकानें उत्तर दिंटें, हे गुरू, मी आपणाकडे आपल्या 
मुलाला घेऊन आलो, माला मुका आत्मा लागला आहे. 
१८ याला जेथें कोठें तो घेरितो तेर्थे आपटतो, आणि 
हा तोंडाला फेस भाणून दांत कडकडां खातो ब क्षीण 
होतो; त्याला काढावें म्हणून मी आपल्या.. शिष्यास 
सांगितळें, परंतु त्यांना त्याला. काढतां येईना. १५, त्याने 
त्याठा उत्तर दिळें कॉ अहःह ! विश्वासहीन पिंडी; मी 
तुम्हांबरोबंर कोठवर असूं £ कोठवर तुभर्चे सहन क? 
त्याला मजकडे आणा.- २५ स्वॉनी त्याला त्याजकडे 


आणिलें, तेव्हा आत्म्याने त्याला पाहतांच त्याला पिढून 


टाकिले आणि तो जमिनीवर पडून तोंडाला फेस आणून 
लोळू लागला. २१ तेव्हां त्यानें त्याच्या बापाला 


'क्वारिळें कौ असें. याळा होऊन: किती- काळ-झाला ? 


त्यानें म्हंटठे, हें. बाळपणापासून आहे. २२ त्यानें याचा 


.- श्र 


अं«. ९१२२-४८ 


- माक 





' घात करण्याकरितां याला बहुत वेळां 'बिस्तवांत व पाण्यां- . 


तहि टाकिले; “आपल्यानें कांहीं करवेल तर आम्दांवर 
करुणा करून आम्हांला साहाय्य 'कत. २३ येश्च त्याला 
उदणाला, माझ्याने. करवेल !: निश्वास. घरणाऱ्यारा सवे 
कांहीं साध्य. आहे. २४ तेव्हांचः मुलाचा बाप. [. डोळ्यांत 
आसर्वे भागून ] मोठ्याने म्हणाठा,..मी विश्वास.: धरितो 
माझा अविश्वास-काढून टाकण्यास मरा: साहार्म करा... २५ 
त्या. वेळी. :होकससुदाय घावत तिकडे येत 'आहे :अल्ें 
पाहून येशरनें अशुद्ध आत्म्याला धमकावून म्हटलें, . अरे 
सुक्‍यानहिऱ्या आत्म्या, . याच्यांतून--नीध- व पुन: कधीं 
यांच्यांत शिरू नको अक्षी मी- तुला आज्ञा करितों.. २६ 
सेव्हां तो ओरडून व त्याला.. फार' पिळून. निघाला; भाणि 
तो मेल्यासारिखा झाला म्हणून तो मेला, असें बहुतेक लोक 
बोळूं लागले; २७ पण येश्वनें त्याचा हात घरून त्याला 
उठविले; वः तो उभा राहिला. २८ तोः घरांत गेल्यावर 


त्याच्या शिष्यांनी त्याला एकांती विचोरिळें की. आमच्यानें 


त्याला कां काढवलें. नाहीं १. २९ तो त्यांस म्हणाला, ही 
आत. श्रार्थनेवांचून [व उपासावांचून ] दुसऱ्या. कशानिंहि 
निघत नाहीं 


यापल्या सृत्यूबद्दळ येने दुसऱ्यांदा केलेले 


३० नंतर ते .तेथून निघून:-गालीलामधून: चाळले होते 
आणि हें. कोणास कळूं नये, अशी त्याची इच्छा होती. 
३१ तो आपल्या शिष्यांस शिकवीत होता; तो त्यांस 
म्हणाला कीं. मनुष्याचा पुत्र मनुष्यांच्या हातीं दिला 
जात आहे; ते त्याला जिवें मारितील; आणि जिवें 
मारिल्यानंतर तो तिसर्‍या दिवशीं पुनः उठेल; ३२ परंतु 
ह्या बोलण्याचा अर्थ ते समजले नाहींत व त्याला विचार- 
ख्याची त्यांस भीति वाटली. ९. स 

नस्रतेचा घडा 

३३ पुढें ते कफणेहूमांत आठे; आणि तो घरांत 

' असतां त्यानें त्यांस बिचारिळें, तुम्ही वाटेंत काय. संवाद 
करीत होतां १ ३४ ते उगेच. राहिले, कारण-सर्वात -मोठा 
कोण याविषयीं त्यांनीं वाटेत आपसांत वादविवाद: केला 


होतां...३५ नंतर तो खाऊछीं बसठा आणि आपल्या बारा 
। | - ५७ 


दिष्यांस बोलावून त्यांस म्हणाला, आपण पहिलें व्हावे 
असें कोणाच्या मनांत असल्यास त्यानें सर्वांत शेबटळें ब 
सर्वांचा सेवक असें व्हावें. ३६ भग त्याने एका बाळकास 
उचलून घेऊन त्यांच्या. मध्यें ठेविळें व. त्याला कंबवटाळून 
धरून त्यांस म्हटले, ३७ जो कोणी माह्या नामाने अशा 
बाळकांपैकी एकाला स्विकारीतो.तो. मला स्वीकारितो, ब जो 
कोणी मला स्वीकारितो, तो मल. नाहीं. तर ज्यानें मला 
पाठविठें त्याला स्वीकास्तो. 
सहिष्णुतेचे शिक्षण 
*. ३८ योहानार्ने त्याला म्हटलें, . गुरुजी, कोणीएकाला 
आपल्या नामाने भूतें. काढितांना आम्हीं पाहिलें, तेव्हां 
त्य़ाला. आम्हीं मना केळे, कारण. तो आमचा अनुयायी 
नव्हता. १९ येशू म्हणाला, त्याला मना करूं नका, कारण 
जो माझ्या नामाने अद्भुत कृत्य करील व लागलीच माझी 
निंदा करील. असा कोणी नाहीं. ४० जो आपल्याला 
प्रतिकूळ नाहीं तो आपल्यांला अनुकूळ आहे. ४१ तुम्ही 
ख्रिस्ताचे म्हणून जो कोणी तुम्हांस पाण्याचा प्याला प्यावयास 
देईल तो आपल्या प्रतिफळाला मुकणार नाहीं हें मी तुम्दांला 
खचीत. सांगतो. 
इतरांना अडखळण करण्याच्याविरूद इशारा 
४२ मजवर विश्वास. ठेवणाऱ्या या लह्ानांतील एकाडा 
जो कोणी अडखळवील त्याच्या गळ्यांत मोठ्या जात्याची 
तळी बांधून त्यास सथुद्रांत टाकावें हें. त्याला बरें. ४२, 
४४ तुझ्या हाताने तुला अडखळविलें तर तो तोहून टाक; । 
दोन हात असून नरकांत म्हणजे न बिझणाऱ्या अभींत 
[ जेथें ' त्यांचा: किडा मरत नाहीं व अभि विझत नाहीं ' 
तेथें ] जावें, यापेक्षां व्यंग होऊन जीवनांत जावें हें तुला 
बरे. ४५, ४६ तुझा पाय तुला अडखळवितो तर तो 
तोडून टाक; दोन पाय असून [ जेथें ' त्यांचा किडा मरत 
नाहीं व अम़ि विझत नाहीं ' अशा ] नरकांत टाकिले जावें, 
यापेक्षां पंगू होऊन जीवनांत जावें हें तुला बरे. ४७, ४८ 
तुझा डोळा तुला. अडखळवितो तर तो उपटून टाक; दोन 
खेळे असून, जेथें “ त्यांचा किडा मरत नाहीं व अम्नि 
विझत नाही, ' अश्या नरकांत टाकिटें. जावें, यापेक्षा 
एकडोळ्या होऊन देवाच्या राज्यांत जावे हें तुला बरे. 


म्राके अ० ९५४९-१५५२८ 


४९.अरत्येक मिनुष्य अभीने शुद्ध केला जाईल [ व प्रत्येक | असल्यांचेंच आहे. : १५ मी तुम्हांस खचीत सांगतो, . जो 
बलिदान. मिठाने. खारट करितील ]. ५० मीठ चांग्रेला कोणी बाळकासारिखा होऊन देवाच्या राज्याचा स्वीकार 
पदार्थ आहे; परंतु मिठाचा खारटपणांच गेला तर तो कशाने | करणार -नाहीं त्याचा त्यांत प्रवेश होणार नाहीं.. १६ तेव्हां 
आणाल ई तुम्ही आपणांत मीठ असूं द्या व एकमेकांबरोबर | त्यानें त्यांस कंवटाळून व त्यांजवर हात : ठेवून: त्यांस 
शांतीरते राहा. । 
: -_ सूटपत्रविषयक पक प्रश्न | 
१ मग तो तेथून निघून यहूदीयाच्या 
६ ७ सीमेवरील प्रांतांत यादेनेच्या पलीकडे आला; तेव्हां 
पुनः लोकसमुदाय. एकत्र जमून त्याजकडे आले; 
आणि तो आपल्या चालीप्रमाणें त्यांस. पुनः दिकवूं. लागला. 
२ पसूड्यांनीं येऊन त्याची परीक्षा पाहण्याकरितां त्याला 
विचारिले, पुरुषाने आपल्या. बायकोला टाकावें हें योग्य | 
आहे काय १ ३ त्यानें त्यांस उत्तर दिलें की मोझानें 
तुम्हांस काय आज्ञा केली १ ४ ते म्हणाळे, “ सूटपत्र लिहून 
तिला टाकावयास ” मोशानें परवानगी दिली. ५ येह त्यांस 
म्हणाला कीं तुमच्या अंतःकरणाच्या कठीणपणामुळें त्यानें 
ही आज्ञा तुम्हांसाठीं लिहून ठेविली; ६ तरी “त्यानें तीं 
नरनारी अशीं उत्पन्न केलीं ? असें उत्पत्तीच्या प्रारंभापासून 
आहे. ७ “ या कारणामुळें पुरुष आपल्या आईबापांस 
सोहून आपल्या बायकोला जडून राहील; आणि तीं दोघें 
एकदेह होतील? ८, ९ तीं पुढें दोन नव्हत तर एकदेह 
आहेत. यास्तव देवानें जें जोडिलें आहे तें मलुष्यांनीं 
तोडूं नये. १० नंतर घरांत त्याच्या शिष्यांनी पुनः त्याच 
गोष्टीबिषयीं त्याला विचारिळें. ११ तेव्हां तो त्यांस म्हणाला, 
जो कोणी आपल्या बायकोला टाकून दुसरीबरोबर लभ करितो 
तो तिजविरुद्ध व्यभिचार करितो; १२ आणि जर ती स्वत 
आपल्या नवर्‍याला टाकिते व दुसऱर्‍याबरोबर -लम्न करिते 
तर ती व्यभिचार करिते. । 
येशू लद्दान सुलांना आशीवाद देतो... 
१३ मग लोकांनीं , त्याजकडे बाळकांस . आणिलें. 
ह्यासाठी कीं त्यानें त्यांस स्पर्श करावा; परंतु. शिष्यांनी 
आणणाऱ्यांस दटाविलें. १४ तें पाहून येथला फार वाईट 
वाटलें; आणि तो त्यांस म्हणाला, बाळकांस माझ्याजवळ 
येऊं द्या; त्यांस मना करू नका; कारू . देकरचे- राब्य द्या; त्यांस मना करू नका;. कारण - देवाचे: 
१ मुळांत : खारविलां 





































१७ भग तो निघून वाटेस लागणार तों एकानें धावत 
येऊन व त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याला विचारिळें, उत्तम 
गुरुजी, सावेकालिक जीवन हें वतन मिळविण्यास मीं काय 
करावें १ १८  येश्च, त्याला म्हणाला, मला उत्तम. काँ 
म्हणतोस £ एक म्हणजे देव,:. त्याजबांचून कोणी उत्तम 
नाहीं. १९-आज्ञा तुला ठाऊक आहेत; “ मनुष्यहत्या करूं 
नको, व्यभिचार करूं नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष 
देऊ नको ,? ठकवूं नक्रो, “आपला बाप च आपली आहे 
यांचा मान राख..” .२० त्याने . उत्तर दिळें, गुरुजी, मीं 
आपल्या लहानपणापासून हें सवै पाळिळें आहे. २१ येशूने 
त्याजकडे न्याहाळून पाहून त्यांजवर प्रीति केली, व त्याला 
म्हटलें, एक गोष्ट तुझ्यांत.उणी आहे; जा, तुझे आहेनाहीं 
तें विकून. द्रिद्यांस दे म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ति मिळेल; 
चळ, माझ्या मार्गे ये; २२ परंतु तो हें वचन ऐकून 
म्लानमुख झाला व कष्टी होऊन निघून गेला; कारण तो 
फार श्रीमान्‌ होता. 

संप्रत्तीची आडकाठी 

२३ तेव्हां येश्वर्ते सभोवते. पाहून आपल्या शिष्यांस 
म्हटलें, श्रीमंतांचा देवाच्या. रान्यांत प्रवेश होणें किती 
कंडीण आहे] . २४ तेव्हां..श्रिष्य त्याच्या बोळण्याने: थक 
झाले, येशरने त्यांस पुनः म्हठलें;-सुल्ंनो, देवाच्या राज्यांत 
भ्रवेश होणें किती. कठीण आडे !: २७५. घनवानार्ने देवाच्या 
रान्यांत जाणें यापेक्षां ठंडालें खुच्या -नेख्यांतून जाणें सोपें 
आहे... २६ तेव्हां ते. अत्यंत - विस्मित होऊन त्याला 
म्दणाळे, तर मग कोणाचें तारण होईेळ £ २७ येथें 
त्यांजकडे न्याहाळून, पाहून: म्हटळे, मचुष्यांस हें असाध्य 
आहे. : २८ पेत्र त्याला म्दर्ण ठागला, पाहा, आम्ही सर्वे 
७१ 


अ १०:२८--११ 





त. मी. तुःहांस खर्चीत सांगतों, ज्यानें म्जकरितां व 
सुवातेकरितां घर, भाऊ, बहिणी, आहे, बाप, मुलें किंबा 
शेते सोडिलीं आहेत. ३० अज्ञा कोणाहि इसमाला, या 
सांप्रतकाळी रांभरपट घरें, भाऊ, बहिणी, आया, मुळें, व 
शेते, ह्यांबरोबर पाठलाग आणि येणाऱया युगांत सावैक्राठ़िक 


जीवन मिळाल्यावांचून राहणार नाहीं. ३१ तरी जे पहिले | 
। त्यांजवर प्रभुत्व चालवितात; व त्यांचे मोठे ठोक त्यांजवर 


ते शेवटळे व शेवटले ते पहिले, असें बहुतांचें होईल. 
आपल्या सत्यूबददळ बद्दल येशूने तिसऱ्यांदा 


:“ १२' मगर ते मागेस्थ होऊन यरालेमासं वर जात 
असंतां येश्वू त्यांच्यापुढे चालत होता, तेव्हा ते थक्क झाले: 
आणि जे त्याच्या मागून चालत होते त्यांना भोति"प्राप्त 
झाली. तेव्हां तो पुनः आपल्या बारा दिष्यांस जवेळ 


घेऊन आपणाला जें घडणार तें त्यांस सांगूंर्लागला: ३३ | 


पाहा, आपण वर यरुदलेमास जात आहों; मनुष्याच्या 
पुत्राला मुख्य याजक व शात्री ह्यांच्या स्वाधीन करण्यांत 
येईल; ते त्यांला मरणदंड ठरवितीछ, विदेऱ्यांच्या स्वाधीन 
करितील; ३४ ते त्याची थट्टा करितील, त्यांजवर थुंकंतील 
त्याला फटके मारितील, व त्याचा जीव घेतील; आणि तीन 
दिवसांनीं तो पुनः उठेल. 
याकोब ब योहान यांची विनॉते 

३५ जब्दीचे पुत्र याकोब व योहान! हे त्याच्याजवळ 
येऊन . म्हणाले, गुरुजी, जें कांहीं आम्ही आपणाजवळ 
मागू त्याप्रमाणें आपण आम्दांसाठी करावे अंशी आमची 


इच्छा आहे. २६ तो त्यांस म्हणाला, मीं तुमदांसाठी काय 
करावे म्हणून तुमच्या मनांत आहे ? ३७ ते त्याल 


म्हणाले, आपल्या वैभवांत एंकांला आपल्या ठंजवीकडे व 
एकाला आपल्या डावीकडे. बसविण्याची कृपा व्हावी. ३८ 
येश्चूनें त्यांस म्हटळें, तुम्ही मांगतां तें तुम्हांस समजत 
नाहीं; ,ओ प्याला. मी पिणार आहें तो तुमच्यानें पिववेल 
काय£ व जो बातित्मा.मी घेणार आहें तो तुमच्यानें 
चेषवेल काय £ ३९ ते त्यालां-म्हणाळें, घेववेल. येशते 
त्यांस म्हटलें, जो प्याला मी पिणार आहें तो तुम्ही यल 
व जों बासिस्मा मी घेणार आहें तो तुम्दी प्याले हें करें 





सोडून आपले. अनुयायी झालों आहों. २९ येने उत्तर 





४० पण माझ्या उजवीकडे व माझ्या ढावीकडे बसण्याचा 
अधिकार हा ज्यांच्यासाठी सिद्ध केला आहे त्यांच्यावांचून 
दुसऱ्या कोणास देणें हे मजकडे नाहीं. 
खरं मोठंपण 
४१ हें ऐकून बाकीचे दहा जण याकोब. व योहान 
यांना रागें भरू लागले. ४२ येशूने त्यांस जवळ बोलावून 
म्हटलें, विदेऱ्यांत अधिकारी म्हणून जे मानिळेले आहेत ते 


सत्ता करितात हें तुम्हांस ठाऊक आहे; ४२३ परंतु तुम्हांमध्यें 
तसें नाहीं; तर जो कोणी तुम्हांमध्यें मोठा होऊं पाहतो त्यानें 
तुंमचा सेवक व्हार्वे; ४४ आणि जो कोणी तुम्हांमध्यें पहिला 
होण्यास इच्छितो त्यानें सर्वांचा दास व्हावे. ४५ कारण 
मनुष्याचा पुत्रहि सेदा घ्यावयास नाहीं, तर सेवा करावयास 
व बहुतांच्या खंडणीस्तव आपला जीव द्यावयास आला. 
अंघळ्या बार्तीमयाला रष्टिदान 
४६ नंतर ते यरीहोस आठे; मग तो, त्याचे शिष्य व 
मोठा लोकसमुदाय हे यरीहोहून बाहेर जात असतां, तीमय 
याचा पुत्र बातीमय हा अंधळा भिकारी वाटेवर बसला 
होता. ४७ तेव्हां हा नासरेथकर येश. आहे हें ऐकून तो 
ओरडून म्हणूं लागला : अहो येक, दादीद्पुत्र, मजवर दया 
. ४८ तेव्हां त्यानें गप्प राहावें म्हणून बहुतांनीं त्याला 
दटाविठें, परंतु तो अधिकच ओरडू लागला: अहो दावीद- 
पुत्र, मजवर दया करा. ४९ तेव्हां येइन उर्भे राहून त्याला 
बोलवावयास सांगितळें. मग ते त्या अंधळ्याला बोलावून 
म्हणाठे, धीर घर, छठ, ते तुला बोलावीत आहेत. ५० 
तेव्हां तो आपलें वल्ल टाकून त्वरेने उठून येथकडे आला. 
५१ येथ त्याला म्हणाला, मीं तुजसाठी काय करावें म्हणून 
तुझी इच्छा आहे १ अंधळा त्याला म्हणाला, गुरुजी, ' मला 
दृष्टि प्रात्त व्हावी: ५२ येशू. त्याला म्हणाला, जा, तुझ्या 
विश्वासाने तुला बरें केळे आहे. तेव्हां लागलीच. त्याला 
दृष्टि आली; आणि तो वाटेने येछच्यामागे चालला... 
यरूरलेमांत येशूचा जयोत्सवाने प्रवेशा 
१ से यंरुकळेमाजवळील जैतूनांच्या डोंगरा 
जवळ बेथफगे व बेथानी येथवर पोहचवले, तेव्हां 


११ त्यानें आपल्या शिष्यांतून दोघांस असें. सांगून 


ष्र 


अ०.. ११११-२९ 





_ बॉ. २ समोरच्या गांवांत जा; त्यांत . जातांच 
. क्याच्यावर:- कोणी मनुष्य कधीं बसठें नाहीं असें शिंगरू 
तुम्हांस बांधळेळें आढळेल, तें सोहून आणा. ३ तुम्ही हें 
कां:करितां, असें कोणीं तुम्दांस म्हटळें, तर प्रभूला याची 
मरज आहे, आणि तो लागठेंच ते इकडे परत पाठवील 


असें सांगा, ४ तेव्हां ते निघाले. व परसांतील- वाटेवर . 


दाराबाहेर .बांधळेळें एक शिंगरूं त्यांस आढळले, ते ते 
सोइं लागले. ५ तेव्हां तेथें उभे राहणाऱ्यांतीठ कित्येक 


त्यांस म्दणाले, तुम्ही रिंगरू. सोहून काय करितां१ ६: 


त्यांनी..त्यांस: येशनें. सांगितल्याप्रमाणें- उत्तर दिलें; तेव्हां 


स्मांनी.त्यांस जाऊं दिलें. ७ नंतर त्यांनीं तें शिंगरू येशकडे : 
शाबूंन. त्याच्यावर आपलीं वस्रे घातली, व: त्यावर तो. 


बसला. .<: मग पुष्कळ लोकांनीं आपलीं वल्नें वाटेवर. पस- 
रली; इतरांनी. शेतांतूत डहाळे तोडून आणून. वाटेवर 
पसरिले; ९ आणि पुढें. चालणारे व मागें चालणारे. गजर 
करून बोलले, “ होसान्ना, प्रभूच्या. नामाने येणारा धन्य- 
वादित असो; १० येणारें राज्य, ओमचा बाप दावीद 
याचें राज्य, धन्यवादित असो; ऊर्ध्वेलोकीं “ हसाना 

११ नंतर तो यरुदालेमांत- येऊन मंदिरांत गेला, आणि 
त्यानें चहूंकडे सवे पाहिल्यावर . संघ्याकाळ झाली, तेव्हां 
तो आपल्या बारा शिष्यांसह बेथानीस निघून गेला. 
, निष्फळ अंजिराचे हाड. . 
-. १२ दुसऱ्या दिवशी ते बेथानीडून निघाल्यावर त्याला 
भूक लागली. . १३ तेव्हा पाल्याने भरळेळें असें अंजिराचें 
एक. झाड. त्यानें दुरून. पाहिळे, आणि कदाच्वित. त्यावर 
कांददी मिळेल म्हणून तो त्याकडे गोला; परंतु तेर्थे गेल्यावर 
पानांवांचून त्याळा कांही. आढळळें नाहीं; कारण अंजिरांचा 


हंगाम. आला नव्हता.. १४: तेव्हां त्यानें .त्याला म्हटलें, . 
आपुढे. कोणी तुझें फळ कर्धीहे न खाबो. हें त्याच्य़ा . 


ऐके . 


येशू मंदिराचे शुद्धीकरण करतो 


१५ मग. ते: यरदाळेमास आले, . आणि :- तो; मंदिरांत : 
जाऊन तेथें क्र्‍यविक्रय करणाऱयांना,बाहेर. घाळवं रागळा, : 
आणि सराफांचे. चौरंग व कबुतरे विकणाऱ्यांच्या.:बैठकी.. 


त्याने पालथ्या केल्या. १६. मंदिरामधून. त्यानें कोणालाहि 


कसर्लेंच भांडे नेऊं दिळें नाहीं; १७ आणि त्यार्ने त्यांस 
शिक्षण देत असतां म्हटळें कीं “ माझ्या घराला सावेराष्ट्रीय 
प्रार्थनामंदिर म्हणतील, * असें लिहिलेळें नाहीं. काय ? पशु 


। तुम्ही ते * ठटारूंची गुहा” केलें आहे. १८ हें मुख्य 


याजकांनीं व शार््यांनी ऐकून त्याचा घात कसा - करावा 
याविषयीं योजना केली; त्यांना त्याची भीति वाटली, कारण 
सर्वे लोक त्याच्या चिक्षणावरून थक्क झाले होते. 
-:' १९ प्रतिदिवशीं. संघ्याकाळ झाल्यावर ते. नगराच्या 
बाहेर जात असत. . 

श्रद्धेचे सामथ्ये, 

२० मग पहाटेस बाटेचें जातांना त्यांनीं ते अंजिराचें 
झाड मुळापासून: वाळून गेळें असल्याचें पाहिलें. २१ तेव्हां 
पेत्राला. आठवण होऊन त्ते त्याला. म्हणाला, गुरुजी, पाहा, 
आपण ज्या अंजीरझाढाला शाप दिला तें वाळून गेलें 
आहे. :२९ येद्चनें त्यांस उत्तर दिलें देवावर विश्वास-ठेवा; 
-२३ मी तुम्हांस खचीत सांगतो, जो कोणी या डोंगराला, 


"आपल्या अंतःकरणांत संशय न धरितां, आपण म्हणतों ते 


घडेल असा विश्वास धरील, - त्याचें ते. घडून येईल. 
२४ यास्तञ मी तुम्हांस सांगतों; जें कांहीं तुम्ही प्रार्थना 
करून मागाल त्रे. तुम्हांठा मिळालंच आहे. असा विश्वास 
भरा, म्हणजे तें तुम्हांस प्राप्त होईळ.. २५ आणखी. तुम्ही 
उभे राहून प्रार्थना करितां तेव्हां तुमच्या मनांत  कोणा- 
विषयीं कांहीं-असेल तर त्याची क्षमा करा; हें यासाठी कीं 
तुमच्या स्वर्गातील पित्याने तुमच्या अपराधांची : क्षमा 
करावी. [.२६. परंतु तुम्दी जर: क्षमा. करणार नाही. तर 
तुर्मचा स्वर्गातील “पिताहि. 'शुकच्या 'अपराधाची - क्षंभा 
करणार. नाहीं. ] 

येशच्या अधिकारधिवयीं संशय घेण्यांत येतो 


|: २७ मग ते पुनः यरुशलेमोस आरे, आणि तों. मंदि- 


व वढील येऊन त्याला म्हणाळे; २८ तुःंहीकोर्णीया अंधि- 
काराने हें करिती भाणिः हे: करावयाचा अधिकार तुमदांला 
कोणीं दिला १ २९ येशरनें उ्वोसः म्हध्े -मीदि तुम्हांस एक 
प्रश्न करितों; मला उत्तर या, म्हणजे कोणत्या अधिकाराने 


ष््डे 


अ० १११२५-१२१२५ 


मी हें करितों ते तुम्हांस सांगेन. ३० योहानाचा बासिस्मा 
स्वर्गपासून किंवा मनुष्यांपासून होता : याचें मला उत्तर 
द्या, ३१ तेव्हां ते आपसांत विचार करूं लागले : स्वर्गा- 
पासून होता असें म्हणूं तर तो म्हणेळ कीं असें असतां 
तुग्ही त्याजवर विश्वास कां ठेविला नाहीं ? २२ मुष्यां- 
पासून होता असें म्हणावें तर लोकांची त्यांना भीति 
वाटली, कारण योहान खरोखर संदे होता. असें सवे 
मानील होते. ३३ तेव्हां त्यांनी वेशवला उत्तर दिलें, 
आम्दांस ठाऊक नाहीं. येशनें त्यांस म्हटळे, तर कोणत्या 
अधिकाराने मी हें करितों हें मीहि.दुद्धांस सांगत नाही. 
१ मग तो दाखले देऊन त्यांजंबरोबर बोळं 
रे लागला. कोणाएका मजुष्यानें 'द्राक्षमेळा लाविला. 





त्याभोवतें. कुंपण घातलें, दाक्षारसांसाठी : कुंड 


खणिळें, माळा बांधिला, ' आणि तो माळ्यांस सोपून देऊन 
आपण परदेशास गोला, २ मग हंगामी आपणास माळ्यां- 


पासून क्राक्षमळ्याच्या फळांतून काढी मिळावे म्हणून त्यानें: 


माळ्यांकडे एका दासास. पाठविलें. ३ त्याला त्यांनीं धरून 
मारिळें ब रिकार्मे लावून दिटें; ४ त्यानें पुनः दुसऱ्या 
दासास त्यांजकडे पाठविलें; त्यांनीं त्याचें डोके. फोहून 
त्याचा अपमान केला. ५ त्याने. आणखी एका : जगास 
पाठविळें; त्याला त्यांनी जिवें मारिले; आणि दुसऱ्या बहुः 
तांस तसेंच केटें; म्हणजे त्यांतून कित्येकांस मारिले व कित्ये- 
कांचा जीव घेतला. ६ अद्यापि त्याच्याजवळ एक जण 
राहिला होता, तो त्याचा आवडता पुत्र. आपल्या पुत्राची 
ते भीड घरितील, असें म्दणून त्यानें त्याला शेवटी त्यांजकडे 
याठविळें; ७ परंतु ते. माळी आपसांत म्हणाळे, हा वारीस 
आहे; चला, आपण याला जिवे मारू, म्हजे वतन 
च द्राक्षमळ्यात्राहेर . फेकून दिलें... तर मय व्राक्षमळ्याचा 
चनी. काय:करील £-तो येऊन त्या माळ्यांचा समूळ नाश 
- करील, व द्राक्षमळा दुसऱ्यांस देईल. 

१० जो घोंडा वांधणाऱ्यांनीं नापर्संत केला. . 

तोच कोनविला. झाला. । 
: ११ हें प्रभूकडून झालें 


"आणि हे आमच्या दृष्टीनें आश्वयेकारक कृत्य आहे; द्दा 
शात्रळेखहि तुमच्या वाचण्यांत कधीं आला नाहीं काय £ 
१२ तेव्हां ते त्याला घरावयास. पाहत होते, परंतु लोक- 
समुदायाची त्यांस भोति वाटली. कारण हा दाखला त्यार्ने 
आपल्याला लावून सांगितला अंसें त्यांनीं तांडिळें, मग ते 
त्याला सोडून निघून गेळे. 

: कैखराला कर देण्याविषयींचा प्रश्न 

'१ रे नेतर त्याला बोलण्यांत धरण्याकरितां त्यांनीं परूक्षी 
व हेरोंदी यांतील कित्येक्तांस त्याजकडे पाठविलें; १४ तें 
येऊन त्याला म्हणाले, गुरुजी, आम्हांस ठांऊक आहे. की, 
ओऑपंण खरे आहां, व कोणाची भोड घरीत नाहीं; आपेण 
भंनुष्यांचें तोंड -पाहूनं बोलत नादीं तर देवाचा. सर्ग 
खरोखर शिकविता; कैसराला कर देणें हें योग्य आहे किंवा 
नाहीं १ १५ आम्ही दयावा किंवा न द्यावा ? ती त्यांचें ढोंग 
ओळखून त्यांस म्हणाला, माझी परीक्षा कां पाहतां £ मला 
एक पावली पाहावयास आणा. १६ त्यांनीं ती आणिली; 
तेव्हां त्यानें त्यांस म्हटलें, ह्या मुखवटा व लेख कोणाचा १ 
ते त्याला म्हणाले, कैसराचा. १७ येशूने त्यांस म्दटळें 
तर कैसराचें कैसराला व देवाचें देवाला मरून द्या. तेव्हां 
त्यांनीं त्याजविषयीं फार भाशर्य केलें. 

पुनरुत्थानाविषयीं प्रश्न 

१८ मग पुनस्त्यान नाहीं असें म्हणणारे सदूकी यांनीं 
त्याजकडे येऊन त्याला विचारिलें, १९ गुरुजी, मोशाने 
आम्दांसाठी अंसें लिहून ठेविलें कीं 'कोणीएकाचा माऊ मेला? 
आणि'त्याची क्री मार्गे राहिली असून “ संतति झालेली 
नसली, तरे त्यांच्या भावाने त्यांच्या ज्लीबरोबर विवाह 
करून आपल्या भावाचा चंश चाळवावा. ' २० कोणी सात 
भाऊ होते, त्यांजपैकी पहिल्यानें बायको केली व तो संतति 
नसता. मेला; २१ मंग ती दुसर्‍याने केली, तोहि संतति 
चसतां मेला, तिसराहि तसाच. २२ याप्रमाणें सातहि जण 
संतति नसतां मेळे. सर्वांच्या शेवटीं बायकोहिं मेली. २३ 
तर पुनर्त्यानसमंयीं :ती त्यांच्यातून कोणाची बायको 
होईल £ कारण ती सातांचीहि बायको शाली होती. २४ 
येशू त्यांस म्हणाला, तुम्ही शात्ल व देवाचें सामर्थ्य दी न. 
ओळशल्यामुळें भ्रर्मात पडलां आहां ना? २५ कारण ते 


चड 





_- उठल्यावर. लझ करून -घेत नाहींत, व लम 





अ० १२:२५-१३:७ 


' पुत्र आहे हें कसें? हे. त्याचें बोलणें लोकसयुदा्याचे 


कन देतहि. नाहींत; तर स्वगांतील देवदृतांप्रमाणे असतात. | दृर्षीनें ऐकले 


.३६-मेळेळे:उठविळे जातात याविषयीं, मोझ्याच्या पुस्तकां: 


-तील झुडपाच्या प्रकरणांत, देवाने: त्याला म्हटलें, "मीः | 


'अजाहामाचा देव, इसहाकाचा देव.व याकोबाचा देव आहे, 
इं.तुमच्या वाचण्यांत आलें नाहीं काय १ :२७ तो य़रतांचा 
हव नव्हे -तर जीवंतांचा आहे; तुम्ही मोठ्या भ्रमांत 
'पडलां.आहां. 
सर्थात मोठी आज्ञा कोणती हा प्रश्न 

_ २९८.लेव्हां शाळ्र्‍्यांतील एकाने येऊन त्यांचा संवाद 
"ऐकता, .:आणि त्यानें त्यांस समर्पक उत्तर दिलें ईं पाहून 
त्याडा..विचारिळें, सर्वांत पहिली आक्ञा. कोणती £ २९ 


येथले उत्तर दिलें, पहिली ही आहे कीं. “ हे इल्लाएला, श्रवण. 


कर; आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे; २० 
तू. आफ्ला देव परमेश्वर याजवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जिवाने 
पूणे बुद्धीचे व पूर्ण शक्तीने प्रीति कर. ' ३१ दुसरी ही 
क्रॉ..' जक्षी. आपणावर तकी आपल्या शोेजाऱ्यावर प्रीति 
कर. ' यांहून मोठी दुसरी. - कोणतीहि आज्ञा नाहीं 
३२ तो आक्षी. त्यात्र म्हणाला, . गुरुजी, आपण खरोखर 
बरोबर बोळ्लां. की. तो एकच आहे, आणि त्याच्याशिवाय 
दुसरा. नाहीः. दे ३-आणि 'पूर्ण मनानें, पूर्ण बुद्धीनें, व पूर्ण 
इशक्तीरने. त्याजनर प्रीति. करणे) आणि. 'जज्ञी आपणावर 
तकी शेजाऱ्यावर. प्रीति करणे: हे सवे ' होम ब यज्ञ 
यांपेक्षा अधिक भाहे. ३४ त्याने. शहाणपणाने प्रत्युत्तर 
दिलें हे पाहून येशर्ने त्याला म्हटलें, तूं देवाच्या राज्या 
ग्रासून दूर नाहींस. तेव्हांपासून त्याला आणखी कांदीं 
विचारावयास कोणीहि धजलें नाहीं 
* ख्िस्त, दाविदाचा 
३५ नंतर येळ. मंदिरांत शिक्षण देत असतां म्हणाला, 





शाख्यांसंबंधाने इशारा 
३८ तो आपल्या शिकंवणींत त्यांस म्हणाला, शाक्मां-्‌ 
-निषयीं जपा; त्यांस डांब झगे घाळून फिरणे, बाजारांत 
नमस्कार घेणे. ३१९ आणि. सभास्थानांत मुख्य आसने व 
मेजवानींत सुर्य स्थाने. ही आवडतात. ४८ ते विधवांची 
घरें खाऊन टाकितात :व दांमिकपरणे, लांबलांब प्रार्थना 
करितात; त्यांस अधिक: दंड होईल. । 
विघयेनं केलेलं दान 

४१..मग भांडाराससोर बसून लोक भांडारांत पैका कसे 
यक्वितात हें तो पाहत. असतां बहुत धनवान. लोकांनीं 
. पुष्कळ: टाकिले; ४२ आणि एका दरिद्री विधवेने येऊन 
दोन टोल्या म्णजे :एक. दमडी ट्राकिली. ४३ तेव्हां त्यानें 
आपल्या दिष्यांस जवळ::.बोलावूत त्यांस म्हटलें, मी 
! तुम्हांस खचीत “सांगतो. कीं जे भांडारांत टाकीत आहेत 
त्मा-सर्वापेक्षा यां. दरी: विघवेनें..अधिक टाकिले. ४४ 
कारण त्या सर्वांनी आपल्या: ससद्धींतून टाकिले; परंतु.हिने 
आपल्या कमताईतून आपलें जितकें होतें तितके, म्हणजे 
आपली सर्वे-उपजीविका टाकिली. 


मेदिराचा नाश व युगाची समाप्ति यांबिषयींचे 


१ मग तो मंदिरांतून निघून.. जात: असतां 

- त्याचा एक रिष्य त्याला म्हणाला, गुरुजी, पाहा, 

कसे हे धोंडे व.कशा ह्या इमारती ! २ येश्‌ त्याला 

म्हणाला, या मोठ्या इमारती तूं पाहतोस ना ६ जो पाडला 
जाणार नाहीं, असा येथें दगडावर दगड राहणार नाहीं. 

३ नंतर तो मंदिरासमोर जेतूनांच्या डोंगरावर बसला 

असतां पेत्र, याकोब,. योहान. त्र अंद्रिया : यांमीं त्याला 


ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र आहे, हें शास्री कसें म्हणतात ? ३६ | एकांती विचारिलें, ४ याःगोडी क्ती. होतील आणि या सर्व 


कारण दाविदानें स्वतः पवित्र आत्म्यांत म्हटलें, 
* 'परमेश्वरानें माझ्या प्रभूला सांगितलें, 

मी तुझ्या शत्रूंना तुझ्या पायांचे आसन करीपर्यंत .. 
- तूं माझ्या उजवीकडे बैस. 


गोष्टी पूर्ण होण्याच्या . सुमारास आल्या म्हणजे काय चिन्ह 
होईल, हे आम्हांस सांगा.. ५ येशू त्यांस म्हणू लागला, 


| तुम्हांस कोणीं फसवू नये. म्हणून जपा. ६ पुष्कळ लोक 


माझ्या नामाने येऊन मीच तो आईे: असें म्हणून बहुतांस 


३७ दावीद स्वतः त्याला प्रभु म्हणतो, मग तो त्याचा | फसवितील. -७ आणखी तुम्दी लढायांविषयीं ऐकाल व 
पु५ 


अ १३४७-२७ 





ळढायांच्या आवयो ऐकाल तेव्हां धाबरू-नका; “असें देणें 
अवश्य आहें; ' परंतु तेवढ्यांत शेवट होत. नाहीं; 
< *राष्ट्रावर राष्ट्र. व राज्यावर राज्यः- उठेल; ' आणि 
जोगोजागीं. भूमिकंप 'होतील व दुष्काळ' प्रडतीलं; द्वा: तर 
वेदनांचा. प्रारेभ 


सभांच्या स्वांथीन करितील, 'सभास्थानांमध्ये तुम्हांस मार 
देती; आणि सुंभेदांरव राजे यांस' साक्ष व्हावी. महणून 
तुम्दांस माझ्याकरिता त्यांजसमोर उर्भे "राहावें लागेल, १० 
प्रथम सवे राष्ट्रांत सुवांता गराजविलीं- पाहिजे. ११ ते 
तुम्दांस “घरून नेऊन चौकशीकरितां. स्वाधीन “करितील 


तेव्हां आप काय बोलावें. यांविषयी: अगोदर: चिंता करू 


मका; तर त्या धढेकेस जें कांहीं तुम्हांस सुचवून दिंळे 


ब त्यांस जिवे मारितोंल, :१३ माझ्या नामामुळें-संवे लोक 
नभ द्वेष करितील;: तरी झेवटपर्यंत टिकून रांहेणारांच 


१४ “ओसाडीचा अमंगळ पदार्थ  ' जेथे भंसावा 
तेथे “उभा. अंसठेला- याहाठ. .( आ्राचणाऱ्याने हें 
घ्यानांत आणावें, ) तेव्हा 'जे- यहूदीयांत असतील त्यांनीं 
बोंगराकडे पळून. जॉचे; १५ जो घाज्यावर असेल त्यानें 
खालीं . उत्तकू॑ नये अगर 'आपल्या: घरांतून कांहीं घेण्या- 
करितां आंत जाऊं नये; . १६ झेतांत. असेल त्याने आपलें 
बसत नेण्याकरिता माधारें येऊं नये. १७ त्या दिवसांत ज्या 
गरोद्र:व ज्या स्तन पाजणाऱ्या-असतील त्यांची अवस्था 
आति मयेकर होणार! . १८ तरीं. हें हिंवाळ्यांत होऊं नये 
म्हणून प्रार्थना करा. १९ कारंथ जी सृष्टि देवानें उत्पन्न 
केली“ तिच्या प्रारंभापासून आजपर्यंत झाळे नाहींत व 
पुढें होणार नाहींत, असे ते दिवस संकटाचे होतील; २० 
आणि ते दिक्स प्रभूने थोडे केळे नसते तर -कोणाहि मनु- 
ष्याचा निभाव लागळा' नसता.. ज्यांस त्यानें निवडले त्या 
: निवडलेल्यांसाठी त्यानें ते दिवस थोडे-केंछे आहेत. २१ 
त्या वेळेस कोणी. तुम्हांस ग्दणेळ पाहा, ल्िस्त येथें आहे. 





तेथें आहे; तर खरें मानू नका. २२ कारण खोटे 


क्रिस्त व॑* खोटे संदेटे ” होतील, आणि : साधेल तर 


' निंवेडलेत्यांसं देखील फसवावें म्हणून चिन्हे व चमत्कार” 
' दाखवितीळ. २३ तुम्ही तर सावध राहा; पादा, मीं 
. अंबीदेरच तुम्दांसः सर्व सांगून ठेविलें भाहे. 

-. ३तुपदी आपणांस खंभाळा; कारेगः तें तुम्हास /भ्याथ- । 


२४ हीं संकटे येऊन गेल्यावर त्या. - दिवसांत “सूर्य 


, अंधकारमय होईल : आणि चंद्र प्रकार देणार. नाही. 
. २५ 'आकार्शातून तारे पडतील व आकाझांतील बळे 
' डळमळतील,' २६ तेव्हां “मनुष्याच्या पुत्राला ” मोठ्या 
' पराक्रमाने व वैभवाने * मेघार्ठ होऊन येतांना” ते 
| पाहतील. २७ त्या वेळेस तो देवदूतांस पाठवून एब्वींच्या 
:“सीमिपासून आकाशाच्या सीमेपर्यंत चारी . दि्याहून 
. आपल्या निवडंटेल्यांस'* एकत्र करील.” 

आईल. तेंच बोला; कारण बोलणारे तुंम्ही नाहीं तर पवित्रे । 
आत्मा आहि. १२ भाळ “भावालो वे बाप मुंलाला जिवे | 
मारण्याकरितां घरून 'देईल; ' मुलें :' झाडेंबापोबर उठतील * | 


जारतीची. आवश्यकता 
२८ आतां अंजिराच्या. झांडाचा दाखला घ्या; त्याची 


' डहाळी कोमल होऊन तिला पार्ने 'फुदं लागलीं म्हणजे 


उन्हाळा जवळच - आला आहे. असें तुम्ही समजतां; २९ 
तसेंच तुम्ही यां गोटी होतांना पाहॉल तेव्हां तो जवळ 


 दारौशीं आहे असें समजा. ३० मी तुम्हांस खचीत सांगतों 


की हे संव-पूर्ण होईपर्यत हीं पिढी नाहींशी होणार नाही; 
३५ आंकादा: वं एथ्वी हीं नाहींत्शी होती, परंतु माझी 
वचनें नाहींत्शी होणारच नाहींत. ३२ आणखी त्या दिवसो- 


| विषयीं-व त्यो घेटकेविषयीं'कोणारा ठाऊंक्र नाहीं, स्वर्गी. 
. तील देवदूतांस नाहीं, पुत्राल्मदि नाहीं, केवळ पित्याला ठाऊंक 


आहे. ३३ सांपच असा, जागृत राहा; कारण तो समय 
केव्हां आहे हें तुम्दांस ठाऊक नाहीं. ३४ प्रकॉसांत राद- 
णाऱ्या कोणीएका मनुष्यानें आपळें घर सोडितांना आपल्या 
दासांस अधिकार देऊन ज्याचें त्याला. काम नेमून द्यावें व 
द्वारपाळासहि जागें राहावयास आज्ञा करावी, त्याप्रमाणें हे 
आहे. २५ यास्तव जागे राहा; कारण घरघनी केव्हां येतो, 
संध्याकाळीं, मध्यरात्री, कोंबडा आरवण््याच्या वेळीं किंवा 


' सकाळीं, हें तुम्हांस ठाऊक. नाहीं; ३६ नाहीं तर तो. अक- 
' स्मात्‌ येऊन तुम्हांस झोपेत असतांना पाहील. ३७ जें मी 


वम्हांस सांगतों ते सर्वांस सांगर्तो. जागत राहा. . 


५६ 


सके 


येशला ठार मारण्याचा कट | 
,.. *. $ संग दोन दिवसांनंतर वल्हांडण व बेखमीर 
५७ भाकरींचा सण. होता; तेव्हां त्याला कपटाने 
कसें. धरावें ब जिवें मारावे हें मुख्य याजक व 
झाल्ली. पाहत:होते; २ परंतु हें सांत कह नये, केळें तर 
कदाचित लोकांमध्यें गडबड होईल, असें त्यांनी म्हटलें. 
येथानी येथे येश्स करण्यांत आलेळा तैलाम्यंग 


: ३ तो बेथानी येथें कुठठरोमी शिमोन याच्या घरीं. 


जेवावयाला बसला असतां कोगीएक क्री जटामांसीच्या 
बहुमूल्य स॒गंथी तेलाची अलाबाक्न कुपी घेऊन आली 
तिनें ती. कुपी फोडून त्याच्या. मस्तकाबर. ओतिली. ४ 
तेव्हां कित्येक आपसांत . चढफडून म्हणाे, या सुगंधी 
वेळाचा असा नाझ का केला? ५ कारण हें सुगंधी तेठ 
पाऊमरझें र्पयांवर विकून ते गोरगरिबांस देतां आठे असते 
अशी. त्यांनीं तिजविषयी कुरकूर केली. ६ ह्यावर येथ. 
बोलला, इल असूं द्या, इला त्रास कां देतां ? इनें मजसाठीं 
एक सव्हृत्य केलें आहे. ७ गोरगरीन नेहमींच तुम्हांजवळ 
आहेत, व तुम्हांस पाहिजे तेव्हां त्यांचें बरें करितां येतें; 
परेतु मी तुम्हांजवळ नेहमीं आहें असें नाहीं. ८ जें कांहीं 
हृच्यानें करवलें ते इने केलें; इनें माझ्या दारीराला उत्तर- 
कार्यीसाठीं अगोदरच सुगंघद्रब्य लावून ठेविलें आहे. ९ मी 
तुम्हांस खचीत सांगती कीं सवे जगांत जेथे जेथें सुवाता 
गाजवितील तेथें तेथें इनें जें केळें आहे तेंहि इच्या स्मर- 
भार्थ सांगतील. 
यहदा विश्वासघात करतो 

१० मग बारांतील एक जो यहूदा इस्कर्योत तो त्याळा 
मुख्य याजकांच्या स्वाधीन करण्याकरितां त्यांजकडे निघून 
गेख. ११ त्याचें ऐकून त्यांस आनंद झाला, आणि त्याला 
त्यांनीं, पैका देळं केला, मग तो त्याला सोईेनें घरून 
देण्यास संधि पाहूं लागला. 

- १२ बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पहिल्या दिवशीं 


वल्दांडणाचा यञपड्ठ मारीत असत, त्या दिवशीं त्याचे शिष्य | . 


त्याला म्हणाळे, आपण बल्हांडणाचें भोजन करावें म्हणून 
भान्ही कोठें जाऊन तयारी करावी अशी आपली इच्छा आहे 


अ० १४४१-२७. 


१३ मग त्यानें आपल्या शिष्यांतील दोघांस पाठवितांना 
सांगितळें, नगरांत :जा, म्हणजे कोणीएक मलुष्य पाण्याचे 


मडके. घेऊन जातांना तुम्हांस भेटेल,.. त्याच्यामागून जा. 


१४ तो आंत जाइल तेथल्या. घरघन्याला असें सांगा: गुरू 
म्हणतो, मीं आपल्या शिष्यांसह वल्हांडणाचें भोजन करावें 
अशी माश्ती उतरावयाची जागा कोठें आहे ? १५ मग तो 
स्वतः सजविझेली.व तयार केळेली एक मोठी माडी तुम्दांस 
दाखवील; तेथे आपल्यासाठी तयारी करा. १६. मग-त्याचे 
शिष्य निघून नगरांत गेळे: तेव्हां त्यानें सांगितत्याप्रमाणेच 
त्यांस आढळळें, आणि त्यांनीं वल्हांडणाची तयारी केली. 

१७ संग संघ्याकाळ झाल्यावर तो बारा शिष्यांसह 
आला; १८ आणि ते बसून भोजन करीत असतां येव्व्‌_ 
म्हणाला, मी तुम्हांस खचीत सांगतों कॉ तुम्हांपैकी एक 
मला घरून देईल, तो “ मजबरोबर जेवणारा आहे. १९ ते: 
खिन्न होऊन एक एक जण त्याला म्हणूं लागला, मी आहें 
काय तो १ २० त्यानें त्यांस म्हटलें, बारांतील एक मज- 
बरोबर ताटांत हात घालीत आहे तो. २१ मनुष्याचा पुत्र,. 
असें त्याजविषयी लिहिरें आहे तसा आतो; परंतु ज्याच्या- 
कहून मनुष्याचा पुत्र धरून दिला जातो त्या मनुष्याला 
धिकार असो ! लो मनुष्य जन्मला नसता तर तें त्याला 
बरें होतें. , 

२२ ते भोजन करीत असतां त्यानें भाकर घेऊन व. 
आशीवौद देऊन ती मोडिली, आणि. त्यांस देऊन म्हटळें, 
ध्या, हें माझें शरीर आहे; २३ आणि त्यानें प्याला घेऊन 
व॒हेशोपकारस्मरण कलून . त्यांस दिला; आणि ते सवे 
त्यांतील प्याले. २४ त्यानें त्यांस म्हटले, माथे ' हॅ 
कराराचें रक्त ? आहे, हें बहुतांकरितां ओतिठें जात आहे. 
२५ मी तुम्हांस खचीत सांगतों की मी देवाच्या राज्यांत 
नबा पिईन त्या दिवसांपर्यंत आतांपासून द्राक्षीचा उपज 
पिणारच नाहीं. । 

मक एक स्तोत्र ग्राऊन ते जेतूनांच्या ढोंगराकडे 


शिष्य आपल्याला सोडून जातोल ह 
थेशचं भविष्य 


२७ नंतर येश्व. त्यांस म्हणाला, तुम्ही सर्व अडखळाल> 


ष्ऊ 





"अन १७४०२७-५८ 
कारणं असें. लिहिलें आहे की. “ मी. मेंढपाळाठा मारीन 
आणि मेंढरांची दाणादाण होईल; ' २८ तरी मी उठल्यॉ- 


बरे तुमच्यापूवी - यालीलांत जाईन. - २९ पेत्र त्याला 
म्हणाला, जरी सवे अडखळले तरी मी.अडखळणार नाहीं 
३० येद्च. त्याला म्हणाला, मीं तुल्ग संवीत. सांगती, आज 
म्हणजे यांच रात्री; कोंबडा दोन वेळो आरवण्यापूर्वी तूं 
तीन वेळां मेला नाकारझीळ.. ३१ तरी तो फार आवेक्षानें 
ओला, ::आपल्याबरोबर मलो; मेसवें- लायरळें तरी मीः 
आपणाला ःनोकारणारच नाहीं;-सर्वानींहि तसेच म्हटलें. 


गेथशेमाने येथे येशर्च आगमन 


-'३२ नंतर ते गेथदेमाने: नांवाच्या ठिकाणीं आले, तेव्हां 
तोआपेल्या-िष्यांस. म्हणाला,- भी प्रार्थना करीं तोंपर्यंत 
येथे बसा; ३२ : त्यानें पेत्र;'- याकोब, व योहान. 'यांस 
बरोबर: घेतें आणिःत्तो फार. चक्रित- व.:अस्बस्थ होऊं 
लामला:- ३४ तो : त्यांस . म्दणाला, “माझ्या जीवाला.” 
मरणप्राय ' अति खेद. झाला आहे, ' तुम्ही येथें: राहा 
ब जागृत असा. ३५ मग तो' कांहींसा. पुढें जाऊन भूमीवर 
पडला, वे त्यानें अशी प्रार्थना केली की, 'होहेछ “तर ही 
घटंका मर्जवरून टळून जावो; ३६-आणि तो बोलल, अज्वा, 

: बापा, तुला सर्वे कांहीं साध्य आहे; हा प्याला मंजपासून 
दूर कर; तरी: माझ्या इच्छेत्रमा?्णे नको, सुक्या इच्छेप्रमाणे 
दोंवोः ३७ मंग तो येऊन पाहतो तों ते झोपी गेळे आहेत 
तेव्हां तों पेत्राला म्हणाला, शिमोर्ना; त. झोपी गेलास काय ! 
घटकाभरहि तुझ्यानें जागृत राहवले नाही काय £ ३८ 
तुम्हीं परीक्षंत पडूं नये म्हणू जागत राहा व प्रार्थना 
करा; आत्मा उत्सुक आहे खरा तरी देह अशक्त आहे. 
३९ त्यानें पुनः जाऊन तेच राब्द उच्चारून प्रार्थना केली. 
४० मग पुनः येऊन पाहतो' तों ते झोपीं गेळे आहेत; 
त्यांचे डोळे फार जड झाले होते, आणि त्याला काय उत्तर 
द्यावें हें त्यांस सुचळें नाहीं. ४१ तो तिसऱ्यानें येऊन 
त्यांस म्हणाला, आतां झोप व विसावा घ्या; पुरें झालें 
घटका आलीं आहे; पाहा, मनुष्याचा पुत्र पापी मनुष्यांच्या 
हातीं घरून दिला जात आहे. '४२ उठा, आपण जाऊं; 
पाहा. “मला घरून देणारा जवळ आला आहे. ' 


येरला अदडक'करण्यात येते. 
* '$ॅ३ तो बोलत आहे इतक्यांत बारांतील एक यहूदा 
तेथें आला, त्याबरोबर मुख्य याजक, शास्ती व वडील 
यांजकडला लोकसमुदांय तरबारी व सोटे घेऊन आला. 
४४ त्याला धरून देणाऱ्याने तर त्यांस. खूण सांगून 
ठेविली होती; ती अशी कीं; मी ज्याचें चुंबन घेईन तोच 


लो आहे, त्याह्र-घरा व संभाळून न्या. ४५ तो आल्यावर 


तत्काळ त्याजकडे गेलां आणि, . गुरुजी, असें म्हणून त्यानें 


: | त्याची पुष्कळ चुंबनें घेतलो. ४६ मग त्यांनीं त्याजवर 
< | हात टाकून त्याला घरिलें.' ४७ जे त्याजजवळ उभे होते 
| त्यांच्यांतून एकानें तरवार उपसून ' प्रमुख याजकाच्या 
, दासावर प्रहार केला व त्याचा कान कापून टाकिला, ४८ 
' तेव्हां येने त्यांस म्हटलें, जसें एकाद्या छटारूवर तरवारी 
बॅ. सोटे घेऊन जावें . तर्से तुम्ही मला धरावयास - बाहेर 
| आलां काय £ ४९ भी प्रतिदिवशीं मंदिरांत: शिकवीत 


असतां तुम्हांबरोबर असें, पण तुम्ही मला धरिले नाही; 


. तरी शाक्षवचंन पृणे व्हावें म्हणून हें झालें. आहे. ५० मग 


सर्ब त्याला सोहून पळाले. 

५१ त्या प्रसंगी कोणीएक तहष्ण' उघल्या अंगावर 
तागांचें धक्ल पांघरून त्याच्यामागून चाळत होता, त्याला 
त्यांनी घरले; ५२ परंतु तो तें तागाचे वल्ल टाकून त्यांज- 
पांसून उघडाच पळाला. 

मुख्य याजकासमोर येशूची चौकशी 

५३ नंतर त्यांनीं येथला प्रमुख याजकाकडे नेले; 
आणि त्याच्याजवळ सवे मुख्ये याजक; वडील व शाक्ती, 
जमले. ५४ पेत्र त्याच्यामागून दुरून चालत आंत म्हणजे 
प्रमुख याजकाच्या वाब्यांत गेला, आणि कामदारांबरोबर 
विस्तंवाजवळ त्याच्या उजेडांत दकत. बसला. ५५ मुख्य 
याजक व सने न्यायसभा यांनीं येशूला जिवें मारण्याकरितां 
त्याजविरुद्ध साक्षीचा शोध केला, परंतु ती त्यांस मिळाली 
नाहीं. ५६ बहुतांनीं त्याजविरुद्ध खोटी साक्ष दिली, परंतु 
त्यांच्या साक्षींत मेळ नव्हता. ५७ कित्येकांनी उभे राहून 
त्याजविरूद अशी खोटी साक्ष दिली कीं ५८ हें हातानें 
बांधिलेळें मंदिर मी मोडून टाकीन, व हातानें बांघलें 
नाहीं असें दुसरें तीन दिवसांत रचीन, असें आम्ही 


ष्ट 


अ० १४४५८-१५५१७ 





गाला बोलतां. ऐकले; ५५९. परंतु . ह्या त्यांच्या 


पाक्षीतहि . मेळ - नव्हता. ६० तेव्हां प्रमुख याजकाने 
उभे राहून येथला विवारिळें, तू कांहीं उत्तर । 


उत्तर दिलें नाही. पुनः प्रमुख याजकार्ने त्याला बिचारिलें, 
वन्यंवादिताचा पुत्र ख्रिस्त तो त्‌ आहेस काय १ ६२९ 
पेशनें म्हटळे, मी आहें; आणि तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राठा 
पवेसमथोच्या उजवीकडे बसळेळें, व आकाशाच्या मेघांसह 
येतांना पाहाल. ६२ तेव्हां प्रमुख यांजक आपलीं वले 
फाडून बोलला, आग्दांस साक्षीदारांची आणखी काय 
गरज १. ६४ हें दुभोषण तुम्ही ऐकले आहे; तुम्हांला कसें 
वाटतें £ तेव्हां द्या मरणदंडास पात्र आहे, असें सर्वोनीं 
ठरविलें. ६५ मग कित्येक त्याजवर थुकूं लागले, त्याचें तोंड 
झाकून व त्याला बुक्या भारून, अंतर्श्ञानानें बोल, असें 
त्याला म्हणं, लागले, आणि कामदारांनीं त्याला चपडाका 
मारून आपल्या ताब्यांत घेतलें भ्र 
पेत्र येशूचा इनकार करतो | 
६६ इकडे पेत्र खालीं वाज्यांत असतां प्रमुख 
याजकांच्या दासींपैकीं एक आली; ६७ आणि पेत्र शेक 
घेत असतांना पाहून त्याजकडे तिनें दृष्टि लाविली व 
पदटलें, तुहि येव. नासरेथकर याबरोबर होतास; ६८ परंतु 
तो नाकारून बोलला, तू. काय म्हणत्येस ते मला ठाऊक 
नाहीं व समजतहि नाहीं. ह्यावर तो बाहेर देवडीवर गेला 
इतक्यांत कोंबडा आरवला. ६९ मग ती दासी त्याला 
पाहून जे जवळ उभे होते त्यांस पुनः सांगू लागली कीं हा 
त्यांच्यापैकी आहे. ७० तरी त्यानें पुनः नाकारिळें; मग 
कांहीं वेळाने जवळ उभे राइणारे पेत्राळा पुनः म्हणाले, तूं 
खरोखरच त्यांच्यापैकीं आहेस, कारण तूं गालीली आहेस; 
७१ परंतु तो ज्ञापोच्चारण करून व शपथा वाहून म्हणू 
लागला, ह्या ज्या मजुष्याविषयीं तुम्ही बोलतां त्याला मी 
ओळखीत नाहीं; ७२ तत्क्षणी दुसऱ्याने कोंबडा आरवला. 
तेव्हां कोंबडा दोन वेळां आरवण्यापूर्वी तूं तीन वेळां मला 
नाकारकीक, असे जे शब्द येशूने पेत्राला सांगितले होते ते 
त्याला आठवले; आणि त्याविषयी विवार करून तो रडला. 





त्य बोडता. तेकळे, ५९ पद ल. लांच्या |. रोमी सुभेदार पिळात याच्यासमोर येश्‌. 
१ मग पहाट होतांच वडीळ व शाक्ली यांज- 


१८९ बरोबर मुख्य याजक व सवे न्यायसमा यांनीं मसरत 


करून येथला बांधून नेऊन पिलाताच्या स्वाधीन 


कांहीं । केळें, २ तेव्हां पिळातानें - त्याला विचारिलें, .तै. यहुय्यांचा 


राजा भाहेस-कायई£ त्यानें त्याठा उत्तर दिलें, तू. म्दणतोस 
तसेंच. ३ मुख्य याजकांनीं त्याजवर पुष्कळ गोष्टींचा आरोप 
ठेविला. ४ पिलातानें त्याला पुनः विचारिलें, तूं कांहीं उत्तर 
देत नाहींस काय £ पाहा, ते किती गोष्टींचा आरोप तुज- 
वर ठेवितात. ५ तरी येश्रने आणखी कांहीं उत्तर दिलें 
नाहीं; यावरून पिलाताला आश्चयें वाटलें 

६ सणाच्या दिवसांत. ज्या एकाद्या बंदिवानाबद्दल-लोक 


'त्याजकडे मागणी करीत त्यास. तो त्यांजकरितां सोहून देत 


असे. ७ तेव्हां बंडांतील .कित्येक .खुनी बंडरोरांबरोबर 
बांधून ठेवलेला असा बरल्बा नांवाचा कोणीएक साणूस. होता. 
लोकससुदाय पुढें येऊन, आम्हांकरितां. आपण आपल्या 
रिवाजाप्रमाणे करावें, असें त्याजजवळ' मागू लागले. ९ 
पिलाताने त्यांस उत्तर दिळें, मीं तुम्हांकरितां यहुद्यांच्या 
राजाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे काय? १० 
कारण सुर्य याजकांनीं त्याला. हेव्यानें घरून दिलें होतें 
हें त्याला समजलें होते; ११ परेतु त्यापेक्षां आम्हांकरितां 
बरब्बाला सोडावें असें मागाबयास सुर्य याजकांनीं लोक- 
ससुदायास चेतवलें. १२ तेव्हां पिलातानें त्यांस पुनः 
म्हटळे, तर मग ज्याला तुम्ही यहूद्यांचा राजा म्हणतां 
त्याचें मीं काय करावें £ १३ त्याला वधस्तंभावर खिळा, 
अशी त्यांनीं पुनः आरोळी केली. १४ पिलातारने त्यांस 
म्हटळें, कां, त्यानें काय वोईैट 'केळें आहे? तरी तेकार 
ऑरडाओरड करून मंहणाळे, त्याला वघत्तंभावर खिळा. 
१५ तेव्हां लोकससुदायाला खुश करावें या. हेतूनें पिळातानें 
बरव्बाठा त्यांजकरितां सोडिले, आणि येथला फटके मारून 
वधत्तभावर. खिळण्याकरितां त्यांच्या स्वाधीन केलें. 
शिपाई येरची थट्च करतात... . 
१६ मग शिपायांनी त्याला प्रयतोर्यमांत म्हणजे कचेरीत 
नेलें व त्यांनीं सगळें पलटण एकत्र बोलाविले. १७ नंतर 
त्यांनीं त्याच्या अंगावर जांबळें वर चढविरें, कांठ्यांचा 


५९ 


भअ० १५:४१७--४७ 





मुकुट गुंफून त्याला घातंला; १८ आणिं ते मुजरा. करून 
त्याला म्हणूं ळागले, हे यहुद्यांच्या राजा, तुझा जयजयकार 
असो; १९ त्यांनीं त्याच्या मस्तकावर वेतानें मारिळें; ते 
त्याजवर थुंकले. आणि शुडघे टेकून त्यांनीं त्याला नमन 
केळे. २० अक्षी त्याची थट्टा केल्यावर त्यांनीं जांबळें वख 
त्याच्या अंगावरून .काढः त्याचीं वक्ले त्याला. घातली; 
आणि वभधत्तंभावर : खिळण्याकरितां ते त्याला बाहेर 
घेऊन गेले. : 


थाला वघस्तंमाला खिळणें 


येळन. जवळून जात असतां त्याला त्यांनीं त्याचा वधस्तंभ 
बाहण्याकरितां वेठीस धरिठें; तो अलिक्षांद्र व:रूफ यांचा 
बाप होता. .२२ मग त्यांनीं त्यांला युलगथा म्हणजे कवटीची 
जागा येथें आणिलें,. २३ आणि त्याला बोळ. मिसळलेला 
शक्षारस प्यावयास दिला, परंतु त्यानें तो घेतळा नाहीं. २४ 
तेव्हां त्यांनी त्याल्य वधस्तंभावर खिळिलें, आणि कोणीं 
कोणतें घ्यावें म्हणून ." त्याच्या वल्नांवर., चित्र्या टाकून तीं 


वांटून घेतलीं.  .२५ त्यांनीं त्याला वघस्तेभावर. खिळिलें 


तेव्हां पहिल्या प्रहराचा शेवट. होता. २६ त्याच्या दोषा- 
रोपाचा लेख 'यहूद्यांचा राजा असा वर लाविला होता. 
२७ त्यांनीं त्याच्याबरोबर, दोन  छटारू, . एक उजवीकडे 
द एक डावीकंडे असे वधस्तंभावर खिळिले; [२९८ आणि 
अपराध्यांत तो गणलेला-होता, हा शाखलेस पूर्ण झाला. ] 
२९ मग जवळून जाणाऱ्यांनीं “ डोकी डोलवीत त्याची 
अक्षी. निंदा केली कीं अरे, मंदिर मोडून .तीन दिवसांत 


बांधणाऱ्या, ३० आपला बचाव करं, वधघस्तंभावरून . 


खाळीं ये. ३१. तसेंच मुख्य याजकहि शाक्यांसह. भापसांत 
थट्टा करीत बोलले,..त्याने दुसऱ्यांचे तारण केलें, त्याला 
स्वतःचा बचाव करतां येत नार्ही; ३२. इल्लाएलाचा राजा 
ख्रिस्त यानें आतां वघस्तेभावरून खालीं . यावें म्हणजे तें 


पाहून आम्ही . विश्वास -घरूं. त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर 


खिळिलेल्या लोकांनींहि त्याची निंदा केली. 
येचा 
३३१ दोन प्रहरापासून तिसर्‍या .प्रहरापर्यंत सवे देशावर 


| बोलावितो; 


अंधार. पडला. .३४ तिसऱ्या प्रहराच्या : शेवटी येद्व. 
मोठ्याने आरोळी मारून बोलला, “ एलोई, एलोई, लमा 
सबक्‌तनी १ म्हणजे “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तूं 
माझा त्याग कां केला १” ३५ तेव्हां जवळ उभे राहणाऱ्यां- 
पैकी कित्येकांनी हें ऐकून म्हटलें, पाहा, तो एलीयाला 
३६ आणि एकाने धावत जाऊन स्पंज 
आंबेने ' भरिला. आणि तो वेतावर ठेवून त्याला 
प्यावयास देऊन ' म्हटलें, असूं द्या; एलीया याला खालीं 
उतरावयास येतो किंवा नाहीं हें पाई. २७ मग येशूने 


, 1 मोठी अरोळी मारून प्राण सोडिला. ३८ तेव्हां पवित्र- 
२१ तेव्हां बिमोन नांवाचा कोणीएक कुरेनेकर रानांतून 


स्थानांतीक पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटून दुभागला. 
३९ मग त्यानें अशा प्रकारें प्राण सोडिला हें, त्याच्यासमोर 
जवळच उभें राहिलेल्या जमादाराने पाहून म्हटलें, खरोखर 


| हा पुरष देवाचा पुत्र होता. ४० कांहीं स्तरियाहि. दुरून 


पाहत होत्या, त्यांत मंम्दालीया मरीया, धाकटा याकोब 
व योसे यांची आहे मरीया, ब सलोमे ह्या होत्या; ४१ 
तो गालीलांत असतांना त्याच्यामार्गे वाळून त्माची सेवा 
ह्या करीत असत; शिवाय . त्याच्याबरोबर यरुदळेमास 
आलेल्या दुसऱ्या पुष्कळ श्रिया होत्या. 


येला खडकांत खोदिलेल्या कबरंत ठेवतात 


४२ ह्या सुमारास संध्याकाळ झाली, आणि हा तयारीचा 
दिवस म्हणजे शब्बाथाच्या पूर्वीचा दिवस होता; डे 
म्हणून अरिभयाईकर योसेफानें धैये करून पिलाताकडे आंत 
जाऊन येशूचे शरीर मागितले; हा एक प्रतिष्ठित संत्री 
असून स्वतः देवाच्या राज्याची प्रतीक्षा करीत होता. ४४ 
तेव्हां तो इतक्यांत कसा मेला ह्याचें. पिलाताला नवल 
वाटलें; आणि त्यानें जमादाराला बोलावून त्याला विचारिलें, 
याला मरून कांहीं वेळ झाला काय £ ४५ जमादाराकहून 
तें कळल्यावर त्याने योसेफाला प्रेत दिलें. ४६ त्यानें 
तागाचें वक्ष विकत आणिलें व त्याला खालीं काढून त्या 
तागाच्या वखरानें गुंडाळिलें; मग त्याला, खडकांत खोदि- 
लेल्या कबरेंत ठेविळें, व कबरेच्या तोंडावर. घोंड लोटन 
लाविली.' ४७ त्याला कोठें ठेविलें होतें हॅ मम्दाठीया 
मरीया व योसेची आहे मरीया यांनीं पाहिलें. 


६० 





_ पुनरूत्यान 
.-2.2_0. “ . १_ सतर दाब्बाथ गेल्यावर मग्दालीया मरीया, 
द नी श्रोकोबाची आईे.मरीया व संलोमे यांनीं, . तिकर्डे 
.:.. ,. जुऊन त्याला लावण्याकरिता, सुगघद्रव्ये विकत 
'डेकी; २ .क्षाणि. आठवड्याच्य़ा पहिल्या. दिवशीं मोठ्या 
श्ंतःकाळी. सूर्योदयाच्या. समयी..त्या कबरेजवळ आल्या 
तेव्हा. त्या एकमेकींस. म्हणत होत्या, कंबरेच्या तोंडा- 
जरीळ घोंड.आपल्याकरितां. कोण. लोटील १. ४ त्यांनीं वर 














पाहिळें तों घोड एकीकडे लोटलेली आहे असें त्यांच्या . 
दृष्टीस पडटें,,ती फार मोठी होती. ५ मग कबरेंत गेल्यावर : 
योढरा झगा ल्यालेल्या अंशा एका तरुणाला उजव्या बाजूस ! 







. पाढून.त्या चकित. झाल्या. .६ तो त्यांस म्हणाला, 


होऊ. नका; वधस्तंभावर खिळिलेल्या . यद्य. नासरेथ- : 


करीत आहु; . ती उठला. आहे, येथें 


ने ल 

दष्टीस पडेल; ८ मग त्या बाहेर निघून कंपायमान 

बु वित्मित होत्सात्या कबरेपासून पळाल्या; त्यांनी कोणाला 
सांगितले नाही; कारणं त्या मर्यभीत झाल्या होत्या. 





| त्यांनीं त्या गोष्टींवर विश्वास 


गी र होतें ती ही जागा पाहा. ७ जा; त्याच्या . 
वै पेत्नाला सांगा की तो तुमच्यापूर्वी गालीलांत 
र तुम्हांला सांगि्तल्यांप्रेमा्णे तो तेथे 


अ० १९:१-लक शः 








॥ शोक करीत व रडत: असलेल्या लोकांना सांगितलें. ११ 


आतां तो जीवेत आहे व.तिच्या दृष्टीस पडला, हें ऐकून 
नाही. _. 

.. .१२ यानंतर त्यांतील .दोघे जण बाहेरंगांवी चालळे 
संतां, त्यांस तो दुसऱया खूपार्ने प्रगट झाला. १३ त्यांनी 
जाऊन वरकडांस सांगितलें तरी त्यांनी त्यांजवरहिं विश्वास 


"डेबिला नाही 


-: १४. नंतर अकरा जण जेवावयास बसले असतां 
त्यांसह्दि तो प्रगट झाला; आणि ज्यांनी त्याला ' उठल्यावर 
पाहिलें होतें. त्यांजवर त्यांनीं विश्वास ठेविला. नाहीं म्हणून 
त्याने त्यांचा अविश्वास व अंतःकरणाचें काठिण्य . यांविषयी 

दोष. लाविला, १५ त्यार्नि त्यांस सांगितलें कीं सर्व 
जेंगांत जाऊन संपूर्ण सृंटटीला पुवातेची धोषंणा करा 
१६ जो. विश्वास धरितो वे बािस्मा घेतो त्याचें तारण 
होडेल; जो विश्वास धरीत नाहीं तो देढास योग्ये ठरेल; १७ 
आणि विश्वास धरणार्‍यांबंरोबर हीं ' चिन्हे असत आतील; 
ते. माझ्या नामाने भूते काढतील;  नेव्यांनव्या मोंषो 
बोलतील; १८ संप उचलतील; व कोणताहि प्राणघातक 
स मे तरी तो त्यांस बाघणारच नाहीं; त्यानी 








[.« आठवच्याच्या पहिल्या नंदिवशी म्रातःकोळी तो | स्वर्गात घेतला गे; आणि दैवाच्या 


उठल्यावर, ज्या मंग्दाठीया. मरीयेंतूंनः- त्यार्ने सोत भूते 
काढिली द्वोतीं तिला त्याने ्र्थम “दशन “दिले. १० तिनें 
जाऊन हॅ वर्तमान त्यॉजनरोनंर पूर्वी असलेल्या आणि 





२० त्यांनीं निघून जाऊन, प्रभु त्यॉसद्द कार्ये करीत अंसंतां, 
आणि त्यांजबरीबर असणाऱ्या चिन्हांच्या. दारा थचन दढ 
करीत. असतां;-सर्वेत्र घोषणा केली. आमेन. ] . :: . 





भ्रस्तावना 


३. यास्तव :-च्रियूफिला सह्राज, :मराहि वाटलें कीं: सर्ब 


पूझाम्हांमध्यें ज्या गोष्टींसंबंध्राने पूणे खातरी झाली । गोष्टींचा . मुळापासून: . नीट झोध करून त्या. आपणासा 


७ ॥ - आहे त्या आरंमापासूस- प्रत्यक्ष पाहणारे. लोक व.वच- 


अनुक्रमाने ढिह्न्या;- ४-यासाठीं कीं ज्या वचनांचे. शिक्षण 


नाचे सेवकःहोतेव त्यांनी -आम्हांस सांगून ठेविलेला । आपार्र देण्यांत:आळे-भाे; त्यांची :निश्ितपणा आषेल्या 


शृत्तांत लिहून काढण्याचे. काम. बहुतांनीं हातीं घेतलें आहे. 


६१ 


लक्षांत खवा. 


भअ० १५-१६ ल 
यांतिस्मा क जन्माचे 


५ यहूदीयाचा राजा हेरोद , याच्या दिवसांत 
अबीयाच्या वर्गातील जखऱ्या नांवाचा कोणी याजक होता 
: त्याची. बायको अहरोनाच्या कुळांतीठ असून तिचे नोव 
अलीशिबा होतें; ६ तीं उभयतां देवांच्या दृष्टीने धार्मिक 
होती; आणि प्रभूच्या सवे आज्ञा व विधि निर्दोषतेने 
अनुसरणारीं होतीं. ७ अलीशिबा वांझ असल्यामुळें त्यांस 
मूलबाळ नव्ह्ते; तीं उभयतां वयातीतहि झाली होती 
. ८ एकदा असें झाळें की तो. आपल्या वगोच्या 





अकुकमानें देवापुढे याशिकी करीत. असंतां, ९ याशिकीच्या | 


परिपाठाप्रमाणें . प्रभूच्या पवित्रस्थानांत जाऊन . धूप 
नाळण्याची. त्याची पाळी आली. १० धूप जाळण्याच्या 


वेळेस लोकांचा, सवे समुदाय बाहेर प्रार्थना करीत होता. . 
१३. तेव्हां. प्रमूचा दूत धूपवेदीच्या उजव्या बाजूस उभा | 


राहिठेळा.. त्याच्या दृष्टीस. पडला. १२ त्याला .पाहून 
जरखर्‍्या, घाबरला द भयभीत झाला. १३ देवदूतानें. त्याला 
कदटळे, अजखऱ्या, मिऊं नको, कारण. तुझी. विनंति 
ऐकव्यांत आली आहे; तुझी. बायको अलीशिबा. इजपासुन 
पुला मुलगा होईल, णि. द त्याचें नांव योहान ठेव, १४ 
-दुखा. आनंद व. उड्मास : होई, आणि - त्याच्या जन्माने 
पुष्कळ डोकांस आनंद वाटेल. 

- जै५.तो अमूच्या दिसप्यांत महान. होईल, * 

व मदय प्राशन करणार नाहीं, ? आणि: आपल्या मातेच्या 
उद्रापासून पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असेळ: १६ तो 
इक्लाएलाच्या संतानांतील बहुतांस त्यांचा देव प्रभु याजकडे 
'बळंवील; १७ * बापाची अंतःकरणे. यूझंक्डे, १ व इटी 
लोकांस धार्मिक जनांच्या ज्ीनाकडे. फिरवून 

योग्य प्रजा तयार करावी म्हणून तो.“ एलीयाच्या ? 
आत्म्याने व सामर्थ्याने त्याच्यापुढे चालेल. १८ तेव्हां 
जखऱ्या देवदूताला म्हणाला, हें कद्यावरून समजूं १ कारण 
म म्हातारा आहे. व माझ्य बायकोहि'वयातीत आहे. 
१९ देवद्तानें त्याला उत्तर दिलें, मी. देंवाच्यापुढें उभा 
राहणारा गग्नीएक आहे, आणि तुजबरोबर बोलावयास व 
ही सुवातो तुळा कळवावयास मला पाठविष्यांत आलें आहे. 








२० पाहा, हें घडेल त्या. दिवसापर्यंत तूं मुका राहक्षील, 
तुझ्यानें बोलवणार नाहीं; कारण यथाकालीं पूर्ण होणाऱ्या 
माझ्या वचनांवर तू विश्वास ठेविला नाही. २१ इकडे 
लोक. जखऱ्याची वाट पाहूत होते, व त्याला पवित्रस्थानांत 
उशीर लागल्यामुळें त्यांना आश्चर्य वाटलें. २२ तो बाहेर 
आल्यावर त्याला त्यांजबरोबर बोलतां येईना; तेव्हां, 
त्याला पवित्रस्थानांत दृदोन झाळें आहे असें ते समजले 
तो त्यांस खुणावू लागून गप्प राहिला. २३ मग असें झालें 
कीं त्याच्या सेवेचे दिवस. पूर्ण झाल्यावर. तो आपल्या 
घरी गेला. 

२४ त्या दिवसांनंतर त्यांची बायको अलीशिबा गरोदर 
राहिली; आणि पांच महिने लपून राहिली; २५ ती म्हणत 
असे कीं लोकांतील. माझी निंदा दूर करण्यासाठी भ्रमूरने 
मजकडे. पाहिलें तेव्हा मजसाठीं त्यानें असें केळे. . . 

कुमारी मरीयेला देवदूवाचा निरोप 
२६ नंतर..सहाव्या महिन्यांत देवाने. गालीलांतीलः 


। नासरेथ नार्मे नगरास:एका कुमारीकडे गत्रीएल. देवदूताला 
'पाठबिलें. २७ ती दाविदाच्या घराण्यांतील योसेफ नार्मे 


पुरुषाला वाग्दत होती; त्या कुमारीचें नांव मरीया. होतें. 
२८ तेव्हां देवदूत,आंत तिजकडे येऊन म्हणाला, दे कृपा 
पावलेल्ये, कल्याण; प्रभु तुजबरोबर असो; ([ ख्ि्यामंध्ये 
तूं धन्य आहेस. ]| २९. ती त्या बोलण्याने. फार घाबरली. 
आणि हें अमिवंदन व्यय असेळ असा विचार करूं लागली. 
३०. देवबूतानें तिला म्हटलें, मरीये, मिऊं. नको, कारण 
देवाची कृपा तुजवर झाली आहे; ३१ पाह्दा तूं गरोदर 
होशील व पुत्र प्रसवश्षील; त्यांचें नांव येशु ठेव; २२ तो 
थोर होईल व. त्याला -परात्पराचा पुत्र म्हणतील; आणि 


].प्रमु देव त्याला त्याचा बाप “ दावीद याचें राजासन ” 


देईल; ३३ तो यांकोबाच्या घराण्यावर “ युगानुयुग राज्यं 
करील, त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाहीं. २४ मरीयेनें 
देवदूताला म्हटलें, हे कसे होईल 2 कारण. सला पुरुष 
ठाऊक नाहीं. ३७ देवदू्तीने उत्तर दिळें, पवित्र आत्मा 
तुजवर येईल, आणि 'परात्परांची. शक्ति तुजवर छाया 
करील; याकरितां, जो. जन्मेल त्यात्व्र पवित्र, देवाचा पुत्र, 
असें म्हणतील. ३६ पाहा, तुझी नातलग अलीदिबा 


द्र 


अर ११३६-६८ 





. इडाहि.म्दातारपणीं पुत्रगर्भ राहिला आहे, आणि जिला 
वांझ म्हणत तिला हा सहावा महिना आहे; २७ “ देवाचें 
कोणतेहि -वचम असमर्थ होईल असें नाहीं: ' ३८. तेव्हां 
मरीया म्हणाली, पाहा, मी प्रभूची दासी; मला तुझ्या 
व्ननाप्रसमाणे होवो. मग देवदूत तिजपासून निघून गेला. 
| मरीया अलीशिबेला भेटते. 

-३९ त्याच दिवसांत मरीया त्वरा कंरून डोंगराळ 
श्रदेद्यांतील यहूदाच्या एका नगरांत निघून गेली; ४० । 
आणि 'जखऱ्याच्या घरांत जाऊन तिनें अलीशिबेला 
_अभिषंदन. केळे. ४१ तेव्हां असें झाळें. कीं अलीदिनेनें 
मरीयेचें.. अमिवंदन ऐकतांच बाळकारने तिच्या उदरांत 

, उडी मारली; व अलीशिबा पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाली 
४२९ :आणि ती उच्च स्वर काढून मोठ्याने. बोलली, त्रियां- 
सध्यें तूं घन्म़ व तुझ्या पोटचें फळ धन्य. ४२ माझ्या 
प्रभूच्या मातेने मजकडे यावें हें मला कोठून £ ४४ पाहा, 
तुह्या अभिवंदनाची वाणी माझ्या कानीं पडतांच बाळकानें 
माझ्या उदरांत उल्हासाने उडी मारिली; ४५ जिने विश्वास 
धरिला ती धन्य, कारण प्रभूने तिला सांगितलेल्या गोष्टींची 
पूर्णता होईल. 

मरीयेचे स्तुतिगायन . 

४६ तेव्हां मरीया म्हणाली : 

“माझा जीव प्रभूला” थोर मानितो, 

४७ आणि 'देव जो भाझा तारणारा? . 

- त्याजमुळें माझा आत्मा ' उल्लासला आहे; _ 

४८ कारण ' त्यानें आपल्या दासीच्या .दैन्यावस्थेचें 

अवलोकन केलें आहे; पाहा: आतांपासून सरे 
पिढ्या मला धन्य म्हणतील श 

४९ कारण-जो पराक्रमी. त्याने माझ्याकरिलां महत्कृत्यें 

केढीं- भाहेत; ' त्याचें नाम प्रवित्र आहे, ' 

५० जे ' त्याचें भय धरितात, । 

त्यांजवर त्याची दया पिढ्यानपिढी आहे.” 

५१. त्यानें आपल्या ' बाहूने* पराक्रम केला आहे; . 

त्यानें , “यार्वष्ठांची , त्यांच्याच अंतःकरणाच्या 

:, :,कल्पनेने:*“ दाणादाण केली आहे. मिमि, 

५९ * त्याने अधिपतींस:' राजासनांबरून 'काढिलें आहे, 

६३ 





. _ --व॑ “ दीनांस उंच केठे आहे, 3. 
५३ “भुकेल्यांस त्यानें उत्तम पदार्थांनी तृष्ठ केळें आहे, 
“घनवानांस रिकामे ठाचून दिळें आहेर. . 
५४ “ त्यानें आमच्या पूवेजांस सांगिलल्योग्रधाणे 
अन्नाद्माम व त्याचें संतान 
यांजवरील दया सवेकाळ श्मरून 
५५ आपला सेवक इस्नाएल याला साहाय्य केलें आहे. 
५६ नंतर मरीया सुमारें तीन महिने तिच्याजवळ राहून 


. आपल्या घरास माघारें गेली. 


बासिस्मा करणाऱ्या योहानाचा जन्म 
अलीदिबेच्या प्रसूतीचे दिवस भरून तिला मुलगा 


| झाला. ५८ प्रभूने तिजवर मोठी दया केलीः हे. ऐकून -तिचे 


शेजारी व नातलग यांनीं तिच्याबरोबर आनंद-केला. .५९ 
सग आठव्या दिवशीं असें झाळें की बाळकाची :ठुंता करा- 
वयास ते आले, आणि त्याच्या बापाच्या नांवावरून त्याचें 
नांव जखऱ्या ठेवणार: होते; ६०: परंतु त्याच्या आईने 
म्हटळें, असें नाहीं; याला योहान :म्हणावयाचें आहे. ६१ 
ते तिला म्हणाले, या नांवाचा तुझ्या नातलगांत कोणी 
नाहीं..६२ नंतर आपल्या मनांत ह्याचे कोणतें नांव ठेवाव- 
याचें आहे, असें त्यांनीं त्याच्या बापाला खुणेनें विचारिटें. 
६३ तेव्हां त्यानें पाटी मागवून ह्याचें नांत्र योहान आहे. 
अलें.. लिहिलें. तेव्हां सर्वास. आश्चये. वाटलें.: ६४ मग 
तत्क्षणी. त्याचे तोंड उघडले, . त्याची: जीभ मोकळी झाली 
व. तो देवाचा:घन्यवाद करीत बोळं लागला. ९५ ह्यावरून 


. त्यांच्यासर्भोवतीं राहणाऱ्या सवास भय प्राप्त झालें; आणि 
' यहूदीयाच्या अबंध्या-डोंगराळ मदेझांत या सवे गोष्टींविषयी 


लोक. बोलें.;तरगले. .६ ६ > ऐकणाऱ्या ,:सवानीं. ह्या. गोष्टी 


आपल्या अंतःकरणांत ठेवून म्हटलें, हा बाळक होणार.तरी 


' कसा ६ कारण प्रभूचा हात त्याजबरोबर होता. 


'जखच्यात्वेःस्तुतिसायन... . 
६७ त्याचा: बाप. जखऱ्या ह्यानें धवित्र अत्म्यानें परि- 
पूर्ण होऊन संदेश दिला; तो असा 
६-८ इस्पएळात्रा. देव:श्रधु घन्यवादित असो;- 
करारफ:र्‍्दार्दे ८आपूल्या लोकांची मेट:घेळन' 
त्यांस “मुक्ति? दिली आहे. 


भ० १५६५-२:२० ल्क 


० ९-७० ( आपले'जे पवित्र सेदेषटे आरंभापातून होते | निशी: लिहून द्यावयास ५ भालीलांतील नासरेथ: गांवाहून 
- “त्वांच्या मुंखानें त्यानें सांगितल्याप्रमाणे) । दद्ूदिथांतील बेथल्हेम नामें दाविदाच्या गांवी वर. गेला; 
ऑफप्टा-दस “दावीद ? याच्या घराण्यांत कारण तो दाबिदाच्या घराण्यांतला व गोत्रांतला होता. ६ 
त्यनि:-ऑम्दांसाठी तारणाचें " शिंग :उत्पन्न केळें | ती लेथें असतां असें झालें की, तिचे प्रसूतीचे दिवस भरले; 
ः . ७ आणिती आपला प्रंथमपुत्र प्रसवली; त्याला तिनें 


आहे; ग 
७१ म्हणजे “ आमच्या शत्रूंपासून तारण व आमचा | बाळंत्यानें गुंडाळून गव्हांगींत निजविळें,.. कारण त्यांस 
उतारशाळेंत जागा नव्हती. 


---: “द्वेष करणाऱ्या सवीच्या हातांतून सुटका; ! 
३२ यासाठींकी त्याने“आमच्या 'पूर्वजांवर' दया करावी ८ त्याच प्रांतांत मेंढपाळ रानांत राहून रात्रीं -आपलळे 
आणि “ आपला! पवित्रे * करार कळप - राखीत होते. ९ तेव्हां प्रभूचा. दूत त्यांच्याजवळ 
७३ म्हणजे जी: शक्‍्रय: त्यानें आमचा.बाप. अन्राहाम | उभा राहिला; प्रभूचे तेज त्यांच्याभोवतें प्रकाशळें आणि ते 
याजशीःवाहिली ती स्मरावी; भयभीत झाले.. १० 'तेव्हां देवदूत त्यांस म्हणाला, मिंऊं 

"७४ शॉ.अशी--की: तुमही::आपल्या: शत्रूंच्या. हातांतून | नका; कारण पाह्य,-जञो मोठा आनंद सवे लोकांस होणार 
आहेः त्याची सुवातो मी तुम्हांस सांगतो; ११ ती ही कीं 

७५-माझ्यासमोर-पनित्रतेनें व धार्यिकतेने भायुष्यभर | तुम्दांसाठी आज दाविदाच्या गांवांत तारणारा जन्मला आहे, 
आकी सेवा. निर्भयपणे कराळ; असें मी'करीन. - | तो: लिस्त प्रभु आहे; १२ आणि तुम्हांस खूण हीच की 
३६ आणि हे बाळका, तुर्त परात्पराचा संदेश म्हण | बाळत्यानें गुंडाळळेळें व गव्हाणींत निजविलेळें असें बाळक. 
तील, कारण'“प्रभूचे मार्ग; सिद्ध करण्याकरितां: तूं | तुम्हांस आढळेल. १३ इटक्यांत अकस्मात्‌ स्वर्गातील 












रंय्राअपुढें '  वाठशील,::- - सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ प्रगट झाला; ते 
४७:यासाठीं की -त्याच्या लोकांस . त्यांच्या पामक्म्रेनें | देवाची स्तुव्रि करीत म्हणाले 

'तारणोचें ज्ञान द्यावें. १४ ऊधध्वेलोकीं देवाला गौरव, 
७८ आमच्या देवाच्या परम दयेनि-ह झालें आहे आणि पृथ्वीवर मनुष्यांत शांति; 


त्याच्या: योगे उद्यप्रभा' वरून भामची सेठ घेईरं 
७९ ऐ यॉसोटीं कॉ अंघारांत व गेत्युंच्छेयेंत बसंळेंल्यीसं | १५ मग अर्से झो कीं देवदूत त्यांजपासून स्वर्गास 
अंकाश देण्यास यावा * आणि शभीमेंचे . पोयं । गेळे, तेव्हां. मेंढपाळ एकमेक्रांस म्हणाले; :*चला, आपण 
शांतीच्या मार्गी छावांचे. *| बेथल्हेंमापर्येत जाऊ! व झारेली जी ही गोष प्रॅमूरने 
_ ८७ ःती बोळक वोहून आत्म्याने चलेवॉन- होतं" गळा, | आपल्याला कळविली ती पाहूं. १६-तेव्हां ते घाईवाईनें 
आणि इंश्ाएलोस' प्रगटे व्हावयीच्या. दिबसांपर्यत अरण्यांत | गेळे तों मरीया, योसेक वः गंव्हांणींत निजविलेठें बाळक 
। दीःत्यास आढळली. १७ त्यांनी त्यांस: पाहिल्यावर त्या 
बाळकाविंषती देवदूतार्ने-जी गोष्ट त्यांस सांगितेली होती 
ती त्यांनीं कळविली. १८ मग सवे ऐकंणाऱ्यांनीं त्या 
मेंढपाळॉनी सांगितलेल्या गोष्टींविषयी आश्वय ' केळे; १९ 
परंतु: मंसैयेनें यां संव गोष्टींचे मनन करून त्या. आपल्या 
अँतंत्करणांत ठेविल्या. ३० नंतर मेडपॉळॉस सांगण्यांत आलें 
मांवीनावनिशी लिहून यावयास गेळे. ४ बौसेफंदिःआपणास | होतें त्याप्रमाणे त्या सवे गोष्टी त्यांनी ऐकल्या व पाहिल्या; 
वाँग्दत्त झालेली. मरीया गरोदर “अंसंती;-तिजसंहित नांव- | ह्यामुळें ते देवाचें गौरव करीत मांघोरे गळे”. 


*_ त्यांजवर त्याचा प्रसाद झाल आहे. 


१ त्या'दिवसात असें झोळ की झंवे जगाची नांव- 

वे. निधी उल्हावी अक्षी केसर औषुस्त-योंची आहा झाली. 
२ क्कौरीनिय हा सूरिया' प्रांताचा सनेदार अर्सता ही 
पहिली नांवनिश्ी झाली. ३ तेव्हा. सव ठीक आओयआपल्या 


अ० २६२१-४९ 





डे. मग सुंतेचा आठवा दिवस आल्यावर त्याचें नांव 


येश्व ठेविलें; हें तर तो उदरांत संभवंण्यापूर्वीच देवदूतानें 


ठेविलें - होतें. 
'मंद्िरांत येशूला सादर करणे 
२२ पुढें मोठ्याच्या. नियमशास्त्राप्रमाणे . त्यांचे ' शुद्धी- 
'करणाचचेःदिबस भरल्यावर” २२ ( ' प्रत्येक प्रथम जन्मलेला 
नर':प्रभूसाठीं पवित्र म्हणावा ? असें जें प्रभूच्या नियम- 
आक्लांत लिहिलें 'आहे त्याप्रमाणें ) त्याचें प्रभूला समपण 
करावें, २४ आगि 'प्रभूच्या निय़मशास्रांत सांगितल्याप्रमाणें 
“होल्यांचा -ओडां. किंवा पारव्यांचीं दोन. पिले? यांचा 
यक्ष करावा, म्हणून त्यांनीं त्याला यरुदालेमास आणिलें. 
दिमोन व त्याचे हर्षेस्तोत्र 
२५ तेव्हां पाहा,. शिमोन नांवाचा क्रोणीएक मनुष्य 
यरूालेमांत होता; तो धार्मिक.ब भक्तिमान्‌ मनुष्य असून 
इक्लाएलाच्या सांत्वनाची वाट पाहत असे, व त्याजवर 


पवित्र आत्मा होता. २६ प्रभूच्या ख्रिस्ताला पाहिल्यापूर्वी । 


तुंठा मरण येणार नाहीं असें पवित्र आत्म्याने त्याला प्रगट 
केलें. होतें. २७ तो आत्मयुक्त असतां मंदिरांत आला; 
आणि नियमशास्राच्या विधीप्रमाणें करबिण्याकरितां आई- 
बापांनीं त्या येश. बाळकाला आंत आणिलें, २८ तेव्हां 
त्यानें त्याला हातांवर घेऊन देवाचा धन्यवाद करून 
म्ह्ट्टेंः : 

२९ हे प्रभू, आतां तू आपल्या वचनाप्रमाणे 

आपल्या दासाला शांतीर्ने जाळं. देतोस; 

३० कारण “ विदेश्यांस प्रकटीकरण होण्यासाठीं उजेड * 

३१ व तुझ्या “ इस्लाएल लोकांचें वैभव 

असें जें तुझं तारण 

३२ तूं सवे राष्ट्रंसमक्ष सिद्ध केलें, ' 

त मीं आपल्या डोळ्यांनी * पाहिठें आहे; 

३३ त्याजविषयीं हे जें वदण्यांत आलठें त्यावरून 
स्याचा बाप व त्याची आई यांस आश्चर्य वाटलें. 
३४ शिमोनाने त्यांस आक्षीवांद दिला व त्याची आहे 
मरौया इला म्हटलें, पाहा, इत्लाएलांत बहुतांचे पतन-व 


उत्थान यासाठीं आणि ज्याच्याविरुद्ध लोक बोलतील असले 


विन्ह होण्यासाठीं ह्याला ठेविलें आहे; .२५ आणखी पुष्कळ 


लोकांच्या . अंतःकरणांतील विचार :उघडकीस यावे म्हणून 


तुझ्या स्वतःच्या जिवांत तरवार-भोसकून जाईल. 


संदेष्टी हक्षा. 
१६ आशेराच्या वंशांतील फनूएलाची कन्या. हत्नां 
नांवाची एक संदेष्टी होती; ती फार. वयोबरद्ध झाली असून 
कुंवारपण संपल्यापासून  नवऱ्याजवळ सात वर्षे राहिली 


' होती. ३७ आतां ती चौऱ्याशीं वर्षांची बिधवा असून 


मंदिर. सोडून. न जातां :उपास व फ्रर्थना यांच्या' द्वारे 
रात्रंदिवस्त सेवा करीत. असे. ३८ तिने त्याच समयीं 


| जवळ येऊन देवापुढे आभारप्रदर्शन केलें, व जे यरुश- 


लेमाच्या मुक्ततेची. वाट पाहत होते. त्या सर्वांस त्याज. 
विषयीं. सांगितलें न 
येशूचे बाळपण 

३९ नंतर प्रभूच्या नियमशात्राप्रमाणें सवे समाप्त करून 
गालीलांत .आपलें गांव नासरेथ' येथेंःतीं परत गेलीं. 

४०-'तो बाळक वाढीस लागला. आणि ज्ञानाने पूर्ण होत 
असतां बलवान्‌ झाला; त्याजवर देवाची कृपा होती. 

४१ त्याचीं आईबापें प्रतिवर्षी वल्हांडण सणात यसा 
लेमास. जात असत; ४२ आणि तो. बारा वर्षांचा झाला 
तेव्हां तीं त्या सणांतील रिवाजाप्रमाणे तेथें गेलीं. ४२ मग 
सणाचे दिवस संपल्यावर तीं माघारे गेलीं, तेव्हां तो 
सुल्या येशू यरुकालेमांत मागें राहिला हें त्याच्या आई- 
वापांस कळलें नाहीं. ४४ तो वाटेच्या सोबत्त्यांत असेल 
असें समजून तीं एक दिवसाची वाट चाळून गेलीं; नंतर 
नातळग व ओळखीचे. यांजमध्यें त्यांनी त्याचा शोध केला; 
४५ परंतु तो त्यांस सांपडऴा नाहीं, म्हणून ती त्याचा शोध 
करीत करीत यरुदलेमास माघारें गेली. ४६ मग असें झाळें 
कीं तीन दिवसांनंतर तो मंदिरांत युरुमंडळामध्यें बसून 
त्यांचें भाषण ऐकतांना व त्यांस प्रश्न करितांना त्यांस आढ- 
ळला. ४७ त्याचे सवे श्रोतेजन त्याच्या बुद्धीवरून व 
उत्तरावरून यक्त झाळे. ४८ तेव्हां त्याञा प्राहून त्यांना आद्ये 
वाटलें, आणि: त्यांची आई. त्मारा म्दणाली; बाळा, दू. 


। आम्हांबरोबर अंसा कां बायलळोस १ पाहा, लुझा बोप व सी 


कष्टी होऊन “तुझा शो करीत आरो. “४९ तो त्यांस 
म्हणाळा, तुम्ही मता शोध केला हें कसें? जें माझ्या 


ष्‌ ६५ 


अ० २९४१४९-३५२२ 


ल्क 





बापार्चे त्यांत मी-असावें हें तुमच्या घ्यानांत आलें नाहीं 
काय ५० परंतु तो.जे हे शब्द बोलला ते तीं समजली 
नाहींत. ५१ मग्र तो त्यांच्याबरोबर निघून नासरेथास गेलां 
ब त्यांच्या आज्षिंत राहिला; त्याच्या आईने. या सवे गोष्टी 
आपॅल्य मनांत ठेविल्या 
५२ येशू. हा ज्ञानाने, . शरीरागे- आणि “ देवाच्या*्व 
मनुष्याच्या कृपेंत वाढत गेला. 
यातिस्मा करणारा योहॉन व त्याचा संदेदा 
*!._ दे मग तिंबिर्य केसर याच्या राज्याच्या पंघंरांध्या 
छे वर्षी पंतय पिलात अहूदीयाचा अधिकारी होता; हेसेद 
-  गालींलाचा मांडलिक; त्याचा भाऊ फिलिप्प हा. इतु- 
रीया व त्राखोनीती या देशांचा मांडलिक; . आणिःदूसनिय 
आबिलेनेचा मांडलिक- होता; २ हन्ना' व कयफा हे प्रमुख 
याजक होते; तेव्हां जखऱ्याचा. पुत्र योहान-याला:अरण्यांत 
देवाचें वॅन प्रात झाळें.. २ मंग'तो यादनेच्या चहूंकडीऊ 
सगंळ्यो ' प्रदेशात. पांपक्षमेसाठी पश्चात्तापा'चा : चाहिस्मा 
गाजवीत फिरला. 
इ अरण्यांत घोषणा करणाऱ्याची बाणी अंज्षी-झाली कीं 
श्रंमूचा मांगे सिंद्ध करा. 
त्याच्या वांटा मीटं करा; 
प्रत्येक डोंगर व टेकडी सखल होईल; . 
बॉकडीं सरळ होतील. 
_ खंडकाळींच्या वांटा 'संपाट होतील; 
६ क्षाणिःसव मंनेंष्ये देवाने केळेलें तारण 'पाहतील. 
असें जें यशंया संदेटा. याच्या पुस्तकांत: लिंदिळें आहे 
त्योप्रमार्णे हे झारे. 


उ तें्हाओे लोकससुदाये त्याजपासून :बासिस्मा घ्याव- 


त्याकडे निघून आले'त्यांस-तो म्हणाला; अहो सापांच्या 
पिलांनो; -भावी क्रोधापासूने पळावयास :क्षुम्दांस कोणीं 
सुचविरें १. ८ आतां अक्षात्तापास: योग्य अशीं. :फळें:-द्या; 
झाणिःअब्राह्यमंम आमचा-बाप आहे असें. आपल्या मनांत 
म्हणू. ठागूं नका. सी. तुम्हांस-सांगतो, देव अन्नाह्मनासाठी 
भा. दगडांपासुन' सेतति उत्पन्न करांबयाख-समर्थ: काहे; ९ 


झाड चांगलें फळ देत नाहीं तें. तें तोडून अभींत टाकण्यांत 
येतें. 3० तेव्हां. लोकससुदायांनीं त्याला विचारिठें, तर 
आम्हीं काय करावें ९ ११ त्यानें त्यांस उत्तर दिलें, ज्याच्या्‌ 
जवळ दोन अंगरखे आहेत त्यानें, ज्याला तो नाहीं त्याला 
द्यावा, आणि :ज्याच्याजवळ अन्न आहे त्यानेंःतसेंच करावें. 
१२. मग जकातदारहि बाप्तिस्मा घ्यावयास आले व. त्याला 


' म्हणाले, गुरुजी, आम्हीं काय करावें £ १३ त्यानें त्यांस 


म्हटलें, तुम्दांस जें नेमिळें आहे त्याहून कांहीं अधिक जुल. 
मार्ने घेऊं नका. १४ दिपायांनींहि त्याला किचारिलें, आम्ही 
कांय करावें १' त्याने त्यांस सांगितटें, कोणावर बलात्कार 
करूं नकां, व कुभांडानें कांहीं घेऊं नका; आपल्या पगारांत 
तृप्त असा. 

१५ तेव्हां लोक वाट: पाहत असतां व हाच ख्रिस्त 
नसेलना असा सवे जण योहानाविषयीं आपल्या मनांत 


| बिचार करीत असतां, १६ योहानानें त्या सर्वांस उत्तर 


दिळें, मी तुमचा बासिस्मा पाण्याने करितों खरें, परंतु 
मजपेक्षां जो समर्थ आहे, ज्याच्या वाहणांचा बंद सोडा- 
वयास मी योग्य नाहीं, तो येत आहे; तो तुमचा बातिस्मा 
पवित्र आत्म्याने व अभीने करील, १७ आपलें खळे 
अगदीं स्वच्छ करण्यास व गहूं आपल्या कोठारांत सांठवि- 
ग्यास त्याच्या द्वातांत त्याचें सूप आहे; तो न विझणार्‍्या 
अभींत भूस जाळून टाकील. 

१८ आणखी त्यानें दुसऱ्याहिं पुष्कळ :बोधाच्या गोष्टी 
सांगून लोकांस सुवाती' जाहीर केली. १९ मांडलिक हेरोद 
याला त्याच्या भााचीं बायको हेरोदिया इजविंषंयी आणि 
त्यानें केळेल्या सर्वे कुकर्माविषयीं योहानानें दोष दिल्यामुळे 
२० त्यानें, या सर्वाहून अधिक हेंहि केलें..कीं त्याला 


| बंदिशाळेंत कोंडिलं 


येशूचा बाघिस्मा 


२१ सवे लोकांनीं बाप्तिस्मा घेतला व येशहि. बािस्मा 
घेऊन प्रार्थना. करीत असतां असें. झाळें की. आकाश 


. उघडले, २२ पवित्र आत्मा देहरूपाने . कबुतराप्रमाणें 


त्याजवर..उत्तरठा, आणि अज्ली आकाशवाणी. झाली कीं तं. 


झ्ञातांच झाडांच्या मुळाशी कुऱ्हाड 3विळेली आहे; जें. जें | माझा प्रिय पुत्र आहेस, . तुजविषयीं भी संतुष्ट आहें 
६६ 


अ० ३५२३-४:१८ 





येशूची वंशावळी र 
२३ येशर्षें आपल्या कायीचा आरंभ केला तेव्हां तो 
..  अुद्वारें त्तेस घर्षांचा होता, त्याला योसेफाचा पुत्र असें 
लोकं ससजत. योसेफ एलीचा, २४ तो मत्ताथाचा, तो 


लेवीचा;. तो . मल्खीचा, तो यन्नयाचा, तो. योसेफाचा, 


२५: तोः. मत्तिथ्याचा, तो आमोसाचा, तो नहूमाचा, तो 


हेल्लीचा;-तो सग्गयाचा, २६ तो.महथाचा, तो मत्तिथ्याचा,- 


तो'.:शिमयीचा,: तते योसेखाचा, तो योदाचा, २७ तो 
योहानानाचा;* तोः रेशाचा, तो जरूब्बाबेलाचा, तो शल्ती- 
एबाचा; .तो: नेरीचा; २८ तो मल्खीचा, तो अहीचा,: 
तो!:क्रोसामांचा, “तो एल्मदामाचा, तो एराचा, २९ तो 
येक्वचया, तो अलियेजराचा, तो योरोमाचा, तो मत्ताथांचा 


तो ठढ्रेडीचा, ३० तो शिमोनाचा, .तो यहूदाचा, तो | 


योसेफाचा, तो योनामाचा, तो एल्याकीमाचा, २१ तो 
मल्याचा, तो सिन्नाचा, तो मँत्तत्तांचा, तो नाथानाचा, तो 
- दाविदाचा, ३२.तो इश्यायाचा, तो ओबेदाचा, तो बवा- 


जावा, तो सल्मोनाचा, तो नहशोनाचा, ३३ तो अम्मी" 


नादाबाचा, तो अर्णयाचा,: तो. हेद्लोनाचा, तो पेरेसाचा, तो 
यहूदाचा, २४ .तो याकोबाचा, तो. इसहाकाचा, : तो. 
अन्राहामाचा, तो. तेरहाचा, : तो नाहोराचा, ३५०तो 


तोः नोहाचा; तो लामेखाचा, ३७ तो मथरालहाचा, - तो 
हनोखांचा, तो यारेदाचा, तो महलछेलाचा, तो केनानाचा. 
३८'तो अनोशाचा, तो शेथाचा, ततो आदामाचा, तो 
देवाचा पुत्र 
येशूची अरण्यांत परीक्षा 
- १ येशू पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होत्साता यादेने- 
९ पासून माघारा आला, आणि त्याला आत्म्याने 
चाळीस दिवस अरण्यांत नेलें; २ तेथें. सैतानाने 
त्याची परीक्षा केली. त्या दिवसांत त्यानें कांहीं खाद्ठे नाहीं. 
ते-समाप्त झाल्यावर त्याला भूक लागली. ३ तेव्हां सैतान 
त्याला म्हणाला, तूं देवाचा पुत्र असलास तर या घोंड्यास 
भाकर हो असें सांग. ४ येशूने त्याला उत्तर दिलें, “मनुष्य 


केवळ भाकरीनें वांचेळ असें नाहीं, ' असें लिहिळें आहे. । 


त्याजञपासूत्. गेला. 
सरूगाचा, :तो रऊचा;* तो"पेलेगाचा,: तो -एवराचा, तो|. : ..:: 
झेंळहाचा, ३६ तो केसानांचा, तो अर्पक्षदाचा, तो शोमाचा; |. 





७ मग त्यानें त्याला वर नेऊन जगांतील सवे राज्ये एका . 


. क्षणांत दाखविली; ६ आणि. सेतानानें:त्याला' म्हटळें, ह्या 


सर्वांवरील अधिकार व ह्यांचे वैभव मी. तुला देहने, कारण 


* हें मला सोपून दिलें आहें व माझ्या मनास येईल त्याला 


मी हें देतों. ७ तूं मळा नमन करझ्ील तर हें सवे तुझे 


- होहेल. . ८ येश्चूर्ने त्याला उत्तर दिळें, * प्रभु तुझा देव 


याला नमन कर, व केवळ त्याचीच. सेवा कर, ” असें 
लिहिलें आहे. ' ९ नंतर त्यानें ' त्याठा यरुलेमांत नेऊन 
मंद्रिराच्या कंगोऱ्यावर . उभें :केळें व म्हटळें, तूं. देवाचा 
पुत्र असलास तर एथून. खालीं. उडी डाक, १० .कारण 


असें लिहिलें आहे कीं 


तुझें रक्षण करण्यास तो आपल्या. वूतांस तुजविषयीं 
आज्ञा देईल. 
११. आणि 
तुझ्या प्रायांना थोंब्याची ठेच लागूं नये म्हणून 
ते. तुला आपल्या हातांवर झेलून धरतील 
१२ येशॅले-त्याला उत्तर दिलें कीं ' प्रभु जो तुझा देव 
त्याची:परीक्षा पाहूं नको, * असें सांगितलें आहे. . : 
१३. मग. सेतान ;सवे, परीक्षा संपवून कांहीं. वेळपर्यंत 


- नासरेथांत येशू ] 

१४ इनंतर - येशू. आल्याच्या, सामध्योने गालीलांत 
माघारा आला, त्र त्याची क्रीर्ति चहूंकडल्या सवे प्रांतात 
पसरल्मे. १५ तो त्यांच्या. सभार्यानांत शिक्षण देत असतां 


' सर्वांनी त्याचा महिमा वर्णिला. 


१६. मग ज्या 'नासरेथांत॑ तो लहानाचा मोठा झाला 
तेथें तो. आला, आणि आपल्या परिपाठाप्रमाणें राब्बाथ 
दिवशीं सभास्थानांत:-- जाऊन वाचावयास उभा राहिला. 


, १७ तेव्हां यशया संदेष्याचें पुस्तक त्याला दिलें, तें 
' पुस्तक त्याने उघडून जें स्थळ काढिलें त्यांत असें लिहिलें 


होतें कीं 
१८ प्रभूचा आत्मा मजवर आला.आहे. 

*: कारण दीनांस सुवार्ता सांगण्यास त्याचें मला अभिषेक 
धरून नेलेल्यांची सुटका 


६9७ 


श० छेः१८-४४ 





त अंधळ्यांस इष्ट 
हीं विदित करावयास, 
ठेचलेल्यांस मोकळे करावयास, 
4९ परमेश्वराच्या प्रसादाचे वर्ष विदित करावयास 
त्यानें मळा पाठबिलें आहे 
२० मग पुस्तक गुंडाळून व तें सेवकास परत देऊन तो 
खालीं बसला, आणिं सभास्यानांतील सवे लोकांची दंष्टिः 
त्याजकडे लागली. २१ मग तो त्यांस म्हणूं लागला कीं 


हा साखलेख आज-तुम्ही ऐकत. असतां पूर्ण-झाला. आहे: 


-२९. तेव्हां सर्वांनी त्याजविषयीं आपली मान्यता दाखविली 
आणि जीं कृपावचर्ने त्याच्या मुखांतून निघाली त्यांविषयी 
आश्चर्य केलें; ते म्हणाले, हा योसेफाचा पुत्र ना १. २३ 
त्यानें त्यांस म्हटलें, खरोखर तुम्ही मठा ही म्हण लावाल, 
हे वैद्या, तू आपणालाच बरें कर; कफणंहूमांत ज्या गोष्टी 
तूं केल्यास असें आम्हीं ऐकलें त्या 'एथेहि. आपल्या-देशांत 
कर. २४ तो म्हणाला, मी तुम्हांस खचील सांगतो,” कोण- 
'ताहि संदेष्टा आपल्या देशांत मान्य... होतं नांही. २५ 
आणखी मी तुम्हांस संत्य सांगतो एलीया'च्मॉः काळांत 
' साडेतीन वर्षेपर्येत आकाझ बंदे राहून सवे देशांत. मोठा 
दुष्काळ पडला होता, तेव्हां इख्ाएलांत पुष्कळ: विधवा 
होत्या; २६ तरी * सीदोनाच्या प्रदेशांतील सारफथ एयील 
एका. विधवेशिवाय? त्यांतील कोणा एकीकडेहि'.. एलीयाला 
पाठविलें नाहीं. २७ तसेंचं अलीशा संदेष्टयाच्या वेळेस 
इक्षाएलांत पुष्कळ कुष्ठरोगी होते, तरी सुरीय नामान 
याच्याशिवाय त्यांतील कोणीहि शुद्ध झाला नाडी. २८ हें 
ऐकतांच सभास्थानांतील सर्व लोक संदापून गेळे, २९ 
त्यांनी उठून त्याला गांबाबाहेर घोलविळें, आणि: ज्या 
डोंगरावर त्यांचें गांव वसलें होतें त्याच्या कण्यावरून त्याला 
लोटून देण्यास तेथवर नेरे; ३० पण तो त्यांच्यामधून 
निघून चालता झाला. 
अरे करणें 


भूतग्रस्ताळा 
३१ तो गालीलांतीक कफर्णहूम गांवांत खालीं आला 
- ब शब्बाय दिवशीं त्यांस शिकवीत असतां ३२ त्याच्या 
शिक्षणावरून ते थक झाले, कारण त्याचें बोळणें अधिकार 
_ युक्त होतें... ३३ तेव्हां अद भूताःच्या आल्म्यानें पछाड 


लेला कोणीएक मनुष्य सभास्थानांत होता; तो मोठ्याने 
ओरडून म्हणाला, ३४ अरे येश, नासरेथकरा !. आमचा 
तुझा काय संबंध? आमचा नःश करावयास आंलांस काय? 


| तू. कोण आहेस हें मला ठाऊक आहे; देवाचा पवित्र 


[ पुरुष ] तो. २५. तेव्हां येह त्याला दटावून म्हणाला, 
गप्प राहा, व यांच्यांतून नीघ. मग भूत त्या: मनुष्याला 
मध्यें पाहून कांहीं उपद्रव' न करितां त्याच्यांतून निघून गेलें. 


३६ तेव्हां सर्व जण विस्मित होऊन आपसांत एकमेकांस 
' म्हणाळे, काय हें बोलणें £ हा अधिकाराने व सामध्योनें 


अशुद्ध आल्म्यांस आज्ञा करितो, आणि ते निघून जातात. 
३७ नंतर. त्याजविषयींची आख्या चहूंकडल्या प्रांतांत 
सवेत्र झाली. 


शिमोनाची सासू व इतर कांहीं रोगी यांस 
बरे करणे | 

-३८ मय तो सभास्थानांतून उठून शिमोनाच्या घरांत 

गेला. दिमोनाची सासू कडक ताप येऊन पडली होती, 

तिच्यासाठी त्यांनीं त्याच्याजवळ विनंति केली.. ३९ तेव्हां 

त्यानें तिच्यावर ओणवून :तापाला दटाविलें, तेव्हां तो 


निघाला, व ती तत्क्षणी उठून त्यांची सेदा करूं लागली. 


“. ४० मग ज्या कोणाचीं माणसें नाना प्रकारच्या रोगांनी 


' बेजार झालीं होतीं त्या सर्वांनी त्यांना त्याजकडे पूयो- 


स्ताच्या वेळीं आणिलें, आणि त्यानें त्यांच्यांतील प्रत्येकावर 
हात ठेवून त्यांस बरें केळे. ४१ मूर्ते देखील, तू देवाचा 
पुत्र आहेस, अक्षी आरोळी ठोकून पुष्कळ मनुष्यांतून 
निघाली; परंतु त्यानें त्यांस दटावून बोळ दिलें नाही; 
कारण तो ल्रिस्त आहे हें त्यांस ठाऊक होतें. 

४२ संग्र दिवस उगवल्यावर तो निघून रानांत गेला; 
तेव्हां लोकसमुदाय त्याचा. शोध करीत त्याच्याजवळ आहे, 
आणि आपणांपासून त्यानें जाऊं नये म्हणून त्याला त्यांनी 
अडविले असते; ४३ परंतु तो त्यांस म्हणाला, मला दुसऱ्या 
गांवांतहि देवाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली पाहिजे. 
कारण यासाठींच मला पाठविळें आहे. . 

४४ मग तो गालीलाच्या सभास्यानांतून उपदेश करीत 


: फिरला, 


ष्ट 


अ« ५४१-२६ 





* य्रथमशिष्यांस पाचारण  -. 

$ नंतर असें झाळें कीं लोकससुदाय त्याच्याजवळ 
(१ गदा करून देववचन ऐकत असतां तो गनेसरेत सरो- 
"” वराच्या कांठीं उभा होता; २ तेव्हां त्यानें सरोवराच्या 
कार्टी छांगळेले दोन मचजे पाहिले; त्यांवरील कोळी खालीं 

उतरून जोळीं धूत होते. २ त्या मचव्यांपैकी एक शिमो 
नौंचा होता; त्यावर चढून तो कांठापासून थोडासा लोटावा 
म्हणून त्याने त्याला सांगितलें; मग त्यानें. बसून मचव्यांतून' 
संमुंदायांसे शिक्षण दिलें. ४ आपलें बोलणें. संपविल्यावर 
त्याने शिमोनाला म्हटलें, खोल पाण्यांत जाऊं द्याव- मासे. 
- चंरग्यांसांठी आपलीं जाळीं खालीं सोडा. ५ शिमोनानें 


त्याला उंत्तर - दिलें, गुरुजी, आम्हीं सारी. रात्र कष्ट करून 


कारही धरिळें नाहीं; तरी आपल्या सांगण्यावरून मी जाळी 
सोडितों.* ६ मगः त्यांनीं. तसें. केल्यावर माशांचा . मोठा 
घोळका. जाळ्यांत. सांपडला आणि त्यांचीं .-जाळी फाट. 
लागलीं, ७ तेव्हा जे भागीदार दुसऱ्या मचव्यांत होते 
त्यांनीं येऊन आपणांला' साहाय्य करावें म्हणून त्यांनीं त्यांस 
खुणाविलें. मग ते. आल्यावर. .दोन्ही मचवे इतके भरले 
कौ ते बुध लागळे: ८ हें पाहून शिमोन पेत्र येशच्या पायां 
पडून म्हणाला, प्रभुजी, मजपासून जा, मी पापी मनुष्य 
आहें. ९ कारण त्यांनी धरलेल्या माशांचा समुदाय पाहून तो 
व त्याजबरोबर असलेले स्व जण विस्मित झाले होते; १८ 
-तसेंच शिमोनाचे भागीदार :जब्दीचे पुत्न याकोब व 
योहान हेहि विस्मित झालेःहोतते. तेव्हां येथ शिमोनाला 
म्हणाला, भिऊं नको; एथून पुढें तूं मनुष्यांना . घरिशील. 
११ मग मचवे काठी 'लाविल्यावर- सर्वे सोडून ,देऊनते 
त्याचे अनुयायी झाले... . 
कुष्ठरोगी रोगसुर्त-होतो 

१२'पुढें असें झालें कीं ती एका गॉवांतःझसत्तां,- पाहा, 
तेथे. कुष्टरोगरने व्याप्त असा एक मनुंध्य होता; त्याने 

_ येळा पाहून पोल्यें पडून त्याला विनंति केली कीं प्रभुजी 
आपली इच्छा असली. तर मला शुद्ध करावयास आपण 
समर्थ आहां. १३ तेव्हां. त्यानें हात; पुढें करून त्याला 
स्पशे करून :-म्हटले,,मासी इच्छा आहे; शुद्ध हो; आलि 
डाग्रेटेंच त्याचें कुष्ठ शिळे.. १४ मग त्यानें. त्याका निक्षून 


सांगितलें, कोणाला सांगूं नकोस; तर न य क्ययसातला... | तंगितळे सोना ताग. मरत तार जाऊन स्वतः 
याजकाला दाखीव, ” आणि त्यास प्रमाण . पटावे म्हणून 


| मोशानें नेमून दिल्याप्रमाणे आपल्या छुद्धीकरणासाठीं अर्पण 


कर. १५ तथापि त्याविषयींचें वर्तमान. अधिकच : पसरळें, 
आणि पुष्कळ लोकससुदायः ऐकावयास व.. आपले. रोग :बरे 
करून घ्यावयास जमले. १६. तो:तर. अरण्यांत एकांती 
जाऊन प्रार्थना: करीत होता. 


पक्षघाती मनुष्य बरा होतों 


- १७ एके.दिवशीं. असें झालें कीं तो शिकवीत... असतां. 
गालीलांतील प्रत्येक गांवाहून आणि यहूदीया. व .येख्छालेंप 
एथून आलेले :परूशी व: शास्राच्यापक बसले. होते; आणि 
लोकांना- निरोगी कराबय़ास प्रभूचे सामध्यें त्याच्या ठायीं 
वसत होतें. १८ तेव्हां पाहा, कित्येक माणसांनीं कोणीएका 
पक्षषाती मनुष्याला. बाजेवर..घाळून, आणिले; व त्याला 
आंत: नेऊन. त्याच्यासमोर ठेवावयाचा .. यत्न केला; १९ 
दाडीसुळें त्याला आंत. नेण्याची सवड होईना, म्हणून 
त्यांनी 'बरावर. वहून त्याला बाजेयुद्धा .कौंलारांतून येशूच्या 
समोर खालीं. सोडलें....२« तेव्हां..त्यांचा विश्वास पाहून 
तो म्हणाला; हे मनुष्या, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे. 
२१. तेव्हां शात्री:व॒ परूक्षी अज्ञी वाटाघाट करूं लागले 
कीं ह्य दु्भोषण :करणारा कोण आहे £ केवळ देवाबांचून 
कोणाच्यानें :पा्पांची .क्षमा. करवते £ २२ येवले त्यांचे 
बिचार ओळखून त्यांस उत्तर दिलें, . तुम्ही आपल्या मनांत 
कॉय विचार करितां? २२३ : तुझ्या पापांची , क्षमा : काली 


.. आहे. हे. :म्दणणे, :-किंवा. उठून चाल- इं.- म्हणणें, यांतून 


कोणतें स्प्रेपें १. २४.श्रध्वीवर :प्रापांची...क्षमा .करावयास 
मनुष्याच्या -पुचाला भपिक्रार आदे-डें तुम्हाल समजाबें 


'म्हणूच--( (तोः पक्षपाती: (मनुष्याला सहषात् )-: म तुत्म 


सांसतो > ठळ, म्यल्पली याज उजलॅम- घेक्तनः झापल्या-श्री 
जा. २५ तेव्हां तो लागलाच . त्याच्यासमक्ष-उठूंन: जिच्या 
वर निजला होता ती::उन्वलने घेऊन:देबाचा महिमा वर्णीत 
आपल्या घरीं गेला, :९६: तेव्हां. सर्वांस -बिस्सच प्राप्त झाला; 
ते: देवावा-अहिमा वर्ष :ागळे. आणि फार भयभीत. .होऊून 
स्दभाठे, -आम्हीं-आज विलक्षण गोष्टी पाहिल्या 'भाहेकत 


६७. 


अ« ::२७-८६१७ 





लेंचीला पाचारण 
: २७ त्यांनंतर तो आहेर गेला तेव्हां त्यार्ने ठेवी 
नांवाच्या एकां जकातदाराला . जकातीच्या नाक्यावर बस- 
ठेलें पाहिळें, व त्याला म्हंटले, माझ्यामागे ये. २८ तेव्हां 
तो सवे सोडून त्याच्यामागे उठून गेला.. ' > 
२९ मग लेवीनें आपल्या घरीं त्याला मोठी 'मेजवांनी 
केली; त्या वेळीं त्यांजबरोबर जकातदार व दुसरे लोकं 
य़ांचा मोठा समुदाय जेवावयास बसला होता. ३० तेव्हां 
तेथील परूशीं व झाल्षी हे त्याच्या शिंष्यांशीं कुरकूर 
करून म्हणाले, तुम्ही जकातदार व पापी छोक यांजबरोबर 
- कां खातांपितां १..३१ येशूने त्यांस उत्तर दिलें; निरोग्यांसं 
वेद्याची : गरज “ नाहीं, ' तर दुखणाइतांस॑ आहे. २२ मौ 
धार्मिकांस नाहीं, . तर'पापिष्ठांस पश्वातींपासाठीं बोलाचण्यास 
आली आहे... 
.-  -उपासविषयक प्रश्न 


कोणी म्हणाले, शब्बाथवारी जें करूं नये तें तुम्ही कां 
करितां १ ३ येशूने त्यांस उत्तर दिलें, दाबीद व त्याच्या- 
बरोबरची माणसें यांस भूक लागली तेव्हां त्यानें. काय केलें 
हे तुमच्या वाचण्यांत कधीं आळे नाहीं काय£४ तो 
देवाच्या मंदिरांत गेला आणि ज्या “ समर्पित भाकरी ! 
याजकांदिवाय कोणी खाऊं नयेत त्या घेऊन त्यानें खाल्या. 
व आपल्या बरोबरच्यांसद्रि दिल्या. ५ आणखी तो त्यांस, 
म्हणाला, मनुष्याचा पुत्र शब्बायाचा धनी आहे. 

६- नंतर दुसर्‍या. एका शब्बाथवारीं असें झालें: त्यानें 
सभांस्थानांत जाऊन शिकबिलें, तेथें उजवा हात. वाळलेला 
असा एक मनुष्य होता. ७ तेव्हां शास्री व परूशी .त्याज- 


वर दोष ठेवाबयास सांपडावा म्हणून तो शब्बाथवारीं रोग 
- बरा.करतो कीं काय हें पाहावयास टपून राहिले; .८ परंतु 


त्याने त्यांचे विचार ताहून त्या हात. वाळलेल्या मनुष्याला 
सांगितठें, ऊठ व मध्यें उभा. राहा; मग. तो उठून उभा 


३३ तेव्हां. त्यांनी त्याला म्हटळें, योहानॉचे शिष्य | राहिला. ९. तेव्हां ये त्यांस म्हणाला, मी तुम्हांस 


 वोरंबार .उंपॉखं व प्रार्थना करितात; आणिं तसें पंश्‍डेयांचेहि | 


शिष्य करितात “आपले दिष्य तरं खातातपितात. ३४ 
येशनें त्यांस म्हटलें, वऱ्हाब्यांबरोवर' वर आहे तोपर्यंत 
त्यांजकडन उपास करंवांह काय ६ ३५. तरी असे दिवस 
येतील; मग त्यांजषासून वराला काहून नेतील त्यां दिव- 
सांत ' ते उपास करितील. ३६ 'आणखी * त्यानें त्यांस 
दाखलाहि सांगितला, कोणी नवें वंश्न फाडून त्याचें जुन्या 
., चेक्ञाला' ठिगळ लोवींत नाही; असें केळें तर' त्यानें नवें 
“ फाढिळें च नव्याखें ठिगळ जुन्याशीं अमे नाहीं असें 
होडेल. २७ आणि नवा द्राक्षारस जुन्या 'बुधल्यांत कोंणी 
घालीत नाही; घातला. तर नवा द्राक्षारस बुधले फोडून 
सांडून. जांडेळ :ब्॑ बुघलेहि नोसतीलं. २३८' यांस्तव- बवा 
द्राक्षारस नव्या बुंधंल्यांते घालावा. २९. जुमा: द्राक्षारस 
प्याल्योवर नव्याची कोणी इच्छा करीतं नाहीं, कारणु-जुना 
चांगला आहे असें तो म्हणतो. 
- “: १ मगं:एका शब्यायेवोरी आसे झाठे कॉ तो. जेता- 
नी मधून जात: होता; तेव्हां त्याचे शिव्य “कणसे मोडून 
हातावर ' चोळून खाऊं लागठे, २. लेव्ही पशट्यांतीक 


विचारितों, शब्बाथवारी बरें करणें योग्य किंवा वाईट 
करेणे योग्य; जीव वांचबिणें योग्य. किंवा त्याचा नाश 
करणें योग्य ? १० मग त्यानें सभोवतें त्या सर्वाकडे 
पाहून त्यांळा सांगितलें, हात लांब कर. तेव्हां त्यानें 
तसें केलें; आणि त्याचा हात बरा झाला. ११ मग ते 
संतापाने. वेडे होऊन येशूला काय करावें. याविषयी 
एकमेकांत बिचार करूं लागळे 
भ बाण प्रेषित 

: वैर त्या दिवसांत असें. झारे कीं तो प्रार्थना . करा- 
वयास डोंगरावर गेला आणि रात्रभर देवाची. प्रार्थना करीत 
राहिला. १३ मग दिवस उगवल्यावर - त्यानें आपल्या 
शिष्यांस बोलाबिलें; आशि .त्यांतून बारा जणांस निवडून 
त्यांस प्रेषित. असें नांबहि!दिळें; १४ ते. हेः शिमोन, त्याला 
त्यानें पेत्र हेंहि नांव दिलें; त्याचा. भा. अंडरयां,- याकोब 
क योहान; फिलिप्प व बर्थलमय;: १५ .अत्तय व थोमाः . 
अल्फीचा पुत्र याकोब, व. जिलोत म्हटलेला शिमोन; १६ 
याकोब्राचा पुत्र यहूदा आणि येशूला ज्याने घरून दिलें -तो 
यहृदा इस्क्योंत. १७ येक. त्यांजबरोबर- खाली -उतंरून 
सपाटीच्या जागेवर उभा राहिला. तेथें :त्यांच्या . शिष्यांचा 





व. समुदाय, आणि सवे यहृदीया व यरुालेम यांपासून, 
'ब सोर. व सीदोन यांकडल्या समुद्रकांठापासून त्याचें 


श्रवण करावयास व आपले. रोग बरे करून घ्यावयास जे 


लोकु-आळे होते त्यांचा मोठा मेळा. तेथें उभा होता; 32 - 


तेव्हा :जे.. अशुद्ध आत्म्यांनीं पीडळेले होते त्यांस त्यानें 
चरे केले.- १६: तेव्हां सवे समुदायाने त्याला स्पधा करा- 


अमृःस “अडपंड:-केली, कारण त्यांतून सामर्थ्य निघून तें. 


संर्ब्रीस “निरोगी करीत होतें. 
__ धन्यवाद व दुःखोद्ार. 
जळ दैव्हा त्यानें आपल्या शिष्यांकडे दृष्टि लावून 
म्हटळे.:अंहो दीनांनो, तुम्ही धन्य; कारण देवाचें राज्य 
चुंभर्चे आहे... २१ अहो जे आतां भुकेले आहां ते तुम्ही 
'वन्ब:-कारंथ तुम्ही तूत व्हाल. अहो जें आतां रुदन करितां 
'ते“ठुंम्ही धन्य; कारण तुम्ही हसांल. २२ मंनुष्याच्या 
चुत्रामुळे “लोक. तुमचा द्वेष करितील, . तुम्हांस दूर 
आहिती ष्ट; “निदितील आंणि तुमचें नांव वाईट म्हणनं 
कून. देतील, तेव्हां तुम्ही 'थन्य. २३ त्या दिवशीं 
“आनंदित 'होऊन:- उख्धा मारा; कारण पाहा, स्वर्गीत 
तुमचें प्रतिफळ . मोठें आहे; त्यांचे पूर्वेज संदेष्ट्यांस 
'असेंच: करीत. २४ * तुम्हां धनवानांस घिक्कार असो ! 
कारण तुम्हांस आपलें सांत्वन भरून मिळालें आहे. 
२५ अहो. जे आतां ' तृप्त झालां आहां, त्या 
तुम्हांस धिक्कार असो ! कारण तुम्हांला भूक लागेल, 
अहो जे .आतां हसतां त्या तुम्दांस धिक्कार 'असो ! 
कारण तुम्ही. शोक कराळ व रडाल. २६ जेव्हां 
सवे लोक तुम्हांस बरें म्हणतील तेव्हां तुम्हांस 
धिक्कार असो ! त्यांचे पूवेज खोठ्या संदेष्टयांस असेच 
करीत. 
शजूंबर पेम 

२७ तुम्हां ऐकणाऱ्यांस. मी सांगतों, तुम्ही 
आपल्या वैर्‍्यांवर प्रीति कस; जे तुमचा द्वेष करि- 
तात त्यांचें बरें करा; २८ जे तुम्हांस झाप देतात 
त्यांस आशीर्वाद द्या, जे तुमची निर्भत्सना करितात 


त्यांजसाठीं प्रार्थना करा. २९ जो तुझ्या एका गालावर 


मारितो त्याजपुढें दुसराहि कर; आणि जो तुझा 





अ० ६४१७-४२ 





अंगरखा घेतो त्याला. तुझी बंडीहि द्यावयास अनमान 
“कू. नको. ३० जो कोणी तुझ्याजवळ “ मांगतो 
त्याला : दे; जो. तुझें कांहीं हरणं करितो त्याजपाशीं 
ते परत मागू नको. ३१ लोकांनीं तुम्हांशीं जसें 
वर्तोवे. म्हणून तुमची इच्छा आहे, तसेंच तुम्दहीहि 
त्यांजशी . वतन करा. ३२ जे तुम्हांवर प्रीति करितात 
त्यांजवर ' तुम्हीं प्रीति केली तर त्यांत: तुमचा उपकार 
तो काय १६ कारण पापी लोकहि आपणांवर प्रीति 
करणार्‍यांवर प्रीति करितांत. ३२ जे तुमचे बरें करितात 
त्यांचें तुम्ही बरें केलें तर त्यांत तुमचा उपकारं. तो काय £ 
पापी लोकहि. तसेंच करितात. ३४ ज्यांच्यापासून परते 


त्यांत तुमचा उपकार तो काय १ जितके दिले. तितकें 
परत मिळण्याच्या आशेने पापी लोकहि पापी लोकांस 
उसने. देतात. : २५ तुम्ही. तर आपल्या. वैज्यांवर प्रीति 
करा, त्यांचें बरें करा; निराश ने होतां ' उसने. द; 
म्हणजे ' तुमचें .. प्रतिर्फेळ . मोठें होईल: आणि नुंम्दी 
परात्पंराचे पुत्र व्हाल; तों, अनुपकारी व. वाईट यांज 
वरहि उपकार करणारा आंहे. २६ जसा. तुमचा पिता 
दयाळू आहे तसे तुम्हीहि दयाळू व्हा. * भं 
इतरांचे गुणदोष काढण्याबाबत ' 

' ३७ तुम्ही कोणाचा न्यायनिवाडा करू नका म्हणजे 
तुमचा न्यायनिवाडा कोणी करणार 'नाहीं; कोणाला दोषी 
ठरवू नका म्हणजे तुम्हांला कोणी दोषी ठरविणार 
नाहीं; सोडा म्हणजे तुम्हांस सोडतील; ३८ द्या म्हणजे 
तुम्हांस दिळें जाईल; चांगळें माप दडपून, हालवून व झीग . 
भरून तुमंच्या पदरीं घालतील; कारण ज्या मापाने तुम्ही 
मोजून घाता त्याचं मापानें तुम्हांस परत घोलतील, 

३९ त्यानें त्यांस 'दाखळाहि दिला' की अंधळ्याच्यानें 
अंघळ्याला वॉट दांखवून नेववतें काय ( दोघेहि खाचेत 
पडती कीं नाहींत ८ ४० दिष्ये आपल्या गुरूटून श्रेष्ठ 
होत नाहीं; फार झाळें तर पूर्ण शिकलेला प्रत्येक शिष्य 
आपल्या गुरूसारखा होतो. ४१ तूं आपल्या डोळ्यातले 
मुसळ ध्यानांत न. आणितां आपल्या भावाच्या डोळ्यांतलळें 
कुसळ कां पाहतोस १ ४२ अथवा तूं आपल्या ढोळ्यांतळे 
ढ 


मिळण्याची आशा आहे त्यांस तुंम्ही उसने. दिळें तर . | 


अ. ६*१२-०१४६१७ 





_ न पाहतांआपल्या भावाला कसें स्हणील कीं.दाबह 
तुत्या. डोळ्यांतळें कुसळ. मेला काह दे £ अरे ढोम्या; 
पहिल्यानें आपल्या डोळ्यांतलें सुसळ काढ, म्हणजे तुझ्या 


भवाच्मा.-डोळ्यांतंलेकुसळ काढावयास तुला स्पष्टः'दिसेळे ! 


$2े,ज्याला वाईट फळ येईल असें कोणतेहि-चांगरळे झाड 


नाहीं; आणखी चांगळें फळ येईल असें कोणतेंहि वाईट . 


झाड नाहीं. ४४ प्रत्येक झाड त्याच्या'कळावरून ओळखू 
येतें, बांब्यांच्याझाडापासून कोणी अंजीर. काढीत नाहींत, 
आणि::गौीच्या. झाडापासून द्राक्षे काढीत. नाहींत. .४७ 
चांग्रला .”".मतुध्द-- आपल्या .. अंतःकरणांतील :- चांगल्या 
- भोंडासंतुन समळे काढितो; वाईट मनुष्य: वाईटांत्रून वाहेट 
काढितो; कारण. अंतुकरणांत जें भरून. गेलें -आहे..तेंत्र 
मखाबारे: निघणार: 
पेकणे आणि करणें 

- तो: तुमही मला तभ प्रभ माता, -पण जें मी सांगतो 

ठू-काः करीत नाडी £& क०:जो कोग्ी जकडे: येतो.;ब 
- झालीं वचनें: ऐकून: त्यांप्रबणे . करितो;:तो :कोणयासारिखा 
आदे, कैसी घुम्दासःआखवितों; ४-तो:कोणाएकॉ--धर 
कं्णाऱ्या.भनुष्यासारिखा आहे; :त्यारने: सणीत-: खभीत 
खोल जाळन खडकावर पाय: घातरुूः मय “पूर आला 
तेव्हां ओकत््मा:प्रसत्ररभादळअ, 'तरी-त्यासुळे तें हालठें 
नाहीं; कारण तेःमजबूत बांधळें-दोतें;. ५९ परंतु,जो कोणी 
ऐकून .त्यांम्माणे:, करीत...नाहीं .तो प्राया -न-- पाळता 
जमिनीवर घर बांधणार्‍्या...मत्रुष्यासारिखा आहे; त्या 
घरावर -ओघ॒ आदुळरा. तेव्हां ते... तत्क्षणी पंढळें; आणि 
त्याचा. मोठा. नाश झाला. 

शतपतीच्य--चाकरास बरे कळणे 
१:ज्ंतर -लोक--ऐकत असतां. तो .(आपलीं:, सवे 

9 वचने समाप्त. करून कफणंडूमांत ,सेला 

२ तेव्हां. कोणाएका अमादारऱचा एक. सयवडता..-द्रास 


दुखणाईत...होऊन: मरणास टेकला होता. .. ३. त्यानें । सर्वांस 


येश्ूविषयीं ऐकून स॒हुद्यांच्या . वंडीलमंडळास त्याजकडे 
पाठविळें-व विवंति. केली कीं आपण. येऊन माझ्या दासाळा 


वनव्राते. ४. ते: येशकडे येऊन आग्रहाने. विनंति कलन ! 
योग्य । पसरली. 


म्हणाठे; त्याच्यासादी आपण हॅ करावे. असा. 


आहे; ५ कारण तो आपल्या राष्ट्रावर प्रेम करितो; आणि 
त्यानें आमच्याकरितां सभास्थान - बांधून दिर्ठे- आहे. ६ 
तेव्हःयेश: त्यांजनरोबर गेला; - मग तो घराजवळ येतांच 
जमादासनें त्याजकडे मित्रांस पाठवून त्याला म्हटलें, प्रमुजी, 
श्रमः घेऊं नका; ' कारण: आपण: माझ्या छपराखाली .यांवें 
अशी - माझी. योग्यंता- नाही; ७: यामुळे “आपणाकडे 
येण्मासहि मीं* स्वतःला 'ग्रोग्य मानिठें नाहीं; तर शब्द 
बोला म्हगजे माझा चाकर बरा होईल. ८'कारण ' मीहि 
ताबेदार मनुष्य असूनं-माझ्या'स्वावीन: ब्रिपाई आहेत; मी 
एकाला जा म्हटरें म्हणजे तो. जातो;- दुसऱ्यार्शा ये:म्हटलें 
म्हणजे तो येतो, आणि आपल्या दासाला : अशुक:'कर 
म्हटलें म्हणजे तो ते. करितो, ९ या. गोष्टी ऐकून येश्ल 


त्याचें आश्वये बादलं;.. आणि:- तोः वळून भापल्याक्ागें 


चालणाऱ्या लोकसमुदायाला स्हणाला, . सी तुम्दांस; सांगतो, 
वढा: विश्वास इस्वाएलांतहि मला आढळला नाही (१० 
नंततर-ज्यांना पाठविलें होते. ते माघारे घरी आल्यातर त्यॉहत 
ते-दास बरा झालेला आढळला. 
बिधघेच्या मुलास'वरं करणे 
:”११-' नंतर लवकरच असें झालें कीं तो माईन: नांवाच्या . 

गांवास गेळा;. आणि त्याचेः शिष्य: व मोठा. लोकसमुदाय 
त्याच्याबरोबर गेला... १२:तो.आांवांच्या. वेक्ीजवळ येळन 
पोहंचला. तेव्हां.-प्राह्म, कोणीएका मेलेल्या इसमाला बाहेर 
नेत-होते;.,तो आपल्या आईचा एकुलता शक पुत्र -अखून 
ती 'ब्रिधवा »:होती;-;आणि.. त्या: -आांधचे - पुणकळ लोक 
किच्याबरोबर होते. . १३ .तिला पाहून प्रभूळा तिचा 
कळूबळा आला, व तो तिळा म्हणाला, रह. नको, १४ मग 
जवळ जाऊन त्यानें तिरडीस स्प्शे केळा; तेव्हां. खांदेकरी 
उभे राहिले; आणि तो म्हणाला, मुला, मी तुला सांगतों. 
ऊठ. १५ तेव्हां मेळेला उठून बसला व बोळ लागला. मंग 
त्यार्ने त्याल त्याच्या. आईच्या . हवाली केळे. १६ तेव्हां 
भय प्राप्त- झालें, आणि. ते देवाला-गौरवीत म्हणाले 
आम्दांमध्ये. मोठा. संदेषा उत्पन्न झाला आहे; आणि देवाने 
झापल्या व्येकांची भेट, घेतली ,आहे;..: १७ त्याजविषय़ींची 
ही;बातमी -सगळ्या. यहूदीयांत व. चहूंकडल्या सवे प्रांतांत 


ल्क 


अण" १८-४४ 





बाप्तिस्मा करणारा योहान 
१८ या सर्वे गोष्टींविषयी योहानाला त्याच्या दिष्यांनीं 
सांगितळें. १९ मग योहानानें आपल्या शिष्यांतील दोघांस 


_ जवळ बोलावून प्रभूकडे असें विचारावयास पाठविलें कीं . 


जे यावयाचे ते आपण आह़ां, किंवा आम्हीं दुसऱ्याची 
बाट पाहावी १ २० तीं मनुष्ये त्याजकडे येऊन म्हणाली, 
बाप्तिस्मा करणारा योहान थाने आम्हांस आपणाकडे असें 
निचारावयास पाठविलें आहे कीं जे यावयाचे ते आपण 
आहां, किंवा आम्हीं दुसऱ्याची वाट पाहावी ६ २१ त्याच 


घटकेस त्यानें पुष्कळ लोकांस रोग, पीडा व वाईट आत्मे 


यांपासून मुक्त केलें, आणि बहुत अंधन्यांस दृष्टि दिली. 
२२ मग त्यानें त्यांस उत्तर दिलें, तुम्हीं ज्या गोष्टी 
पाहिल्या व ऐकल्या त्या योहानाला जाऊन सांगा: " अंधळे 
डोळस होतात, ” पांगळे चालतात, कुष्ठरोगी झुद्ध होतात, 
बहिरे ऐकतात, मेलेले उठतात, व“ गरिबॉंस सुवाती 
सांगण्यांत येते.' २३ जो कोणी मजविषयीं अडखळत 
नाहीं तो धन्य आहे. 

२४ मग योहानाचे निरोप्ये गेल्यावर तो योहानाविषयीं 
समुदायांस म्हणूं लागला, तुम्ही काय पाहावयास रानांत 
गेलां होतां १ वाऱ्याने हालविळेला बोरू काय £ २५ तर 
काय पाहावयास गेलां होतां ९ मऊ वस्ने ल्यालेल्या मनु- 
घ्याला काय ६ पाहा, भडक पोषाख करणारे व चैन 
करणारे राजवाड्यांत असतात. २६ तर तुम्ही काय 
पाहावयास गेलां होतां  संदेष्टयाला काय? हो, मी तुम्हांस 
सांगतों, संदे्याहूनहि जो श्रेष्ठ अशयाला. २७ ज्याविषयी 
लिहिलें आहेः । 

पाहा, मी आपला निरोप्या तुझ्यापुढें पाठवितों, 

तो तुझा मार्ग तुझ्यासमोर सिद्ध करील, 
तो हाच आहे. २८ मी तुम्हांस सांगतों,  स्त्रियांपासून 
जन्मलेल्या इसमांमध्यें योहानापेक्षां मोठा कोणी नाहीं; 
तरी देवाच्या राज्यांत कनिष्ट असलेला तो त्याजहूनहि 
श्रेष्ठ आहे. २९ योहानाचें श्रवण करून सर्वे लोकांनीं व 
जकातदारांनीं त्याचा बाप्तिस्मा घेतला, तेणेंकरून त्यांनीं 
देवाचें न्याय्यत्व मान्य केलें; २० परंतु परूशी व शास्त्री 
यांनीं त्याजपासून बाचिस्मा घेतला नाहीं; तेणेकरून त्यांनीं 


| आपणांसंबंधानें असलेला देवाचा संकल्प व्यर्थ केला 


३१ या पिढीच्या लोकांस मी कशाची उपमा देऊं? ते 
कशासारिखे आहेत १ ३२ जीं मुलें बाजारांत बसून 
एकमेकांस हाका मारितात त्यांच्यासारिखे .ते आहेत; . तीं 
म्हणतात, आम्हीं तुम्दांसाठीं पावा. वाजबिला तरी तुम्दी 
नाचलां नाहीं; आम्हीं विलाप केला तरी तुम्ही रडला 
नाहीं. ३३ बाप्तिस्मा करणारा योहान भाकरी खात व 
द्राक्षारस पीत आला नाहीं; आणि. तुम्ही म्हणतां, त्याला 
भूत लागलें आहे. ३४ मनुष्याचा पुत्र खातपीत आला 
आहे, आणि तुम्ही म्हणतां, पाहा, ह्या खादाड व दारू्बाज 
मनुष्य, जकातदारांचा व पापी लोकांचा. मित्र ! ३५ ज्ञान 
आपल्या संब संततीच्या द्वारा न्याय्य ठरतें. 
येशूच्या चरणांस तैलाभ्यंग व. दोन 
कजेदारांचा दृष्टांत 

३६ पर्ट्यांतील कोणीएकार्ने त्याला आपल्या येथ 
भोजन करण्याची विनंति केली; आणि तो त्या पखूस्याच्या 
घरीं जाऊन भोजनास बसला. ३७ तेव्हां पाहा, त्या 
गांवांत कोणीएक्र पापी बायकी होती; ती, तो परूट्याच्या 
घरांत भोजनास बसला आहे हें ऐकून सुगंधी तेलाची 
अलाबाल्र कुपी घेऊन आली; २८ आणि- त्याच्या. पायां- 
जवळ मार्गे रडत उभें राहून आसवांनी त्याचे पाय 
भिजवू लागली; तिनें आपल्या मस्तकाच्या केसांनी. ते 
पुसले, त्याच्या पायांचे सुके धेतळे_ आणि त्यांस सुगंधी 
तेल लाविलें. ३९ तेव्हां ज्या. परू्यानें त्याला बोलाविले 
होतें त्यानें हे पाहून आपल्या. मनांत म्हटलें, हा संदेष्टा 
असता तर याला शिवतं असंलेली स्री कोण व कशी आहे, 
म्हणजे ती पापी आहे, हें याला कळलें असतें. ४० तेव्हां 
येशूने त्याला म्हटलें, शिमोना, मला तुजबरोबर कांहीं 
बोलावयाचें आहे; तो म्हणाला, गुरुजी, बोलावें. ४१ एका 
सावकाराचे दोन कजेदार होते; एकाला शंभर रुपये देणें 
होते, व एकाला दहा होतें. ४२ देणें फेडावयास त्यांच्या- 
जवळ कांहीं नव्हतें म्हणून त्यानें तें त्या दोघांस सोडिले. 
तर त्यांतून कोणता त्याजवर अधिक प्रीति करील £ ४३ 
शिमोनाने उत्तर दिलें, ज्याला अधिक सोडिलें तो, असे 
मला वाटतें. मग तो त्याला म्हणाला, योग्य ठरविर्लेस. इ४ 


७्रे 


अ० ७४४-८४२१ 





तेव्हां त्यानें त्या ल्लीकडे वळून. शिमोनाला म्हटलें, तूं या 
बाईला पाहतोस ना? मी तुझ्या घरीं :आलों असतां तू. 
माझ्या पायासाठी पाणी दिलें नाहीं; परंतु इने आसवांनी 
माझे पाय मिंजवून. आपल्या केसांनीं ते पुसले; ४५ तूं 
माझा मुंका घेतला ज्ञाहीं; परंतु मी आंत आल्यापासून ही 
'माझ्या पायांचे : सुके घेतां राहिली नाही; ४६ तूं माझ्या 
मस्तकाला तेल लाविळें नाही; परंतु इने माझ्या पायास 
सुगंधी तेल लाविलें. ४७ या कारणास्तव मी तुला सांगतों, 
'इचीं बहुत. पापें आहेत . ती. सोडण्यांत आलीं आहेत, 
कारण इनें फार प्रीति केली; ज्याला थोडके सोडिले तो 


थोडकी प्रीति. करितीः ४८ मग त्यानें तिला म्हटले, 
तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे: ४५ तेव्हां त्याच्यावरोबर 


"भोजनास बसलेळे आपसांत म्हणूं. लागले, - पापांची क्षमा 


देखील करणारा हा. कोण? ५०- त्यांने त्या श्रीला म्हटलें; 


तुझ्या किश्वासने तुला तारिळें आहे; सुखरूप जा: 

: : .. येची खेवा करणाऱ्या स्त्रिया 
१ मंतर लवकरच असें झाळें कीं तो उपदेश 
€ करीत व देवाच्या राज्याची सुंबाती सांगत. नगरो. 
*- नगरीं वः गांवोगांवी फिरला; तेव्हां त्याजबरोबर बारा 
जण होते. २ तेव्हां दुष्ट आत्मे व्र विकार यांपासून मुक्त 
केळेल्या अशा कित्येक स्रिया, म्हणजे ज्या.. मग्दालीया 
म्हटलेल्या मरीयेंतून. सात . भूते निघाली  द्वोतीं ती, ३ 
हेरोदाचा-कारभारी- खूजा याची: बायको योद्ान्ना, 'सृसान्ना, 
व पुष्कळ 'दुसऱ्या शिया: त्याजबरोबर होत्या; त्या आपल्या 
वेशीअड्क्यानें त्यांची. सेवाचाकरी करीत असत. 
पेरणी करणाऱ्यात्चा शष्टांत 
"४ तेव्हां मोठा लोकससुदाय एकत्र जमत असतां व गांवो- 
गांवचेहि लोक त्याच्याजवळ येत असतां तो दाखला देऊन 
बोलला: ५ एक. पेरणारा आपलें चीं पेरावयास . निघाला; 
- आणि तो पेरीत असतां कांही वाटेवर पडलें; ते तुडवून 
गेळें व आकाशांतील पाखरांनीं खाऊन टाकिटें. ६ कांहीं 
खडकाळीवर पडलें; ते ओलावा नसल्यासुळें उगवतांच 
झाडें त्याबरोबर वाढल्यामुळे त्याची: वाढ खुंटून गेली. ८ 
कांडी चांगल्या मातींत पडलें; तें उगवून शंभरपट पीक 





आलें. असें म्हटल्यावर तो मोग्यानें बोलला, ज्याला ऐका- 
वयास कान आहेत तोः ऐको. 

« तेव्हां हा दाखला काय असावा, असें त्याच्या 
शिष्यांनीं त्याला विचारिठें. १०. तो म्हणाला, देवाच्या 
राज्याची रहस्ये जाणण्याचें दान तुम्हांस दिलें आहे; परंतु 
इतरांस तीं दाखल्यांनीं सांगितली आहेत, अश्यासाठीं कीं, 
“त्यांनीं पाहत असतां पाहूं नये. व ऐकत असतां समजूं 
नये.? ११:हा दाखला असा आहे: बीं हें देवाचें वचन 
आहे. १२ वाटेवर असलेले हे आहेत. कीं ते ऐकतात; 
नंतर त्यांनीं, विश्वास धरून त्यांस तारणप्राप्ति होऊं नये 
म्हणून सैतान येऊन त्यांच्या अंतःकरणांतून दचन काहून 
घेतो. १३ खडकाळीवर असलेले हे आहेत कीं ते ऐकतात 
तेव्हां वचन आनंदानें प्रहण करितात; पण . त्यांस मूळ 
नसतें; ते कांहीं वेळपर्यंत विश्वास धरितात,..व परीक्षेच्या 
वेळी भ्रष्ट होतात. १४ कांटेरी झाडांमध्ये .पडलेले हे 
आहित कीं ते ऐकतात, आणि संसाराच्या चिंता, धन ब 
विषयसु्खें यांत आयुष्यक्रमण करीत असतां त्यांची वाढ 
खुटते व ते पक्क फळ देत नाहींत. १५ चांगल्या मातींत 
पडलेले हे आहेत कीं ते वचन ऐकून निष्कपट व चांगल्या 
अंतःकरणांत धरून ठेवितात, आणि-धीरानें फळ देत जातात. 

द्िव्यावरून घडा . 

१६ कोणी दिवा लावून तो भांब्याखालीं झाकीत नाहीं 
किंवा पलंगाखालीं ठेवीत नाहीं;- तर आंत' येणाऱ्यांनीं उजेड 
पाहावा म्हणून तो दिवठणीवर ठेवितो. १७ प्रगट. होणार 
नाहीं असें कांहीं गुप्त नाहीं आणि कळणार नाहीं. व उघडकीस 


- .. [ येणार नाहीं असें कांहीं झाकलेले नाहीं. १८ यास्तव 


तुम्ही कसें ऐकतां याविषयीं जपा; ज्याच्याजवळ आहे 
त्याला दिलें-नाईल, आणि ज्याच्याजवळ .नाहीं त्याचें, 
जें आहे म्हणून त्याला वाटतें, तें देखील त्याजपासून काढून 
घेतलें जाईल. 

खरे बंधुत्व 


१९ त्याची आडे व भाऊ त्याजकडे आले, परंतु दाटी- 
मुळें त्यांस त्याच्याजवळ येववेना. २० तेव्हां कोणी त्याला 
सांग्रितळें की. आपली : आहे व आपले भाऊ आपणाला 
भेटण्याच्या इच्छेने बाहेर उभे आहेत. २१ त्यानें त्यांस 


जड 


अ० ८४२१-४५ 





उत्तर दिलें, देवाचें वचन ऐकणारे व पाळणारे हेच माझी | परवानगी दिली. . ३३ तेव्हां भूते त्या मनुष्यांतून | 


आई ब म्रॉझे भाऊ आहेत 
ये बादळ शांत करतो .. . 
२२ नंतर त्या दिवसांत एके वेळीं असें झालें कीं तो 
आपल्या शिष्यांसुद्धां मचव्यांत बसला; आणि आपण 
सरोवराच्या पलीकडे जाऊं असें त्यांस म्हणाला; तेव्हां 
त्यांनीं तो सोडिला. २३ नंतर ते हाकारून जात असतां 
तो झोपीं गेला; मग सरोवरांत मोठें वादळ सुटून मचव्यांत 





त्याच्याजवळ येऊन त्याला जागें करून म्हणाळे, गुरुजी, 
गुरुजी, आपण बुडतो; तेव्हां त्यानें उठून वाऱ्यास व 
पाण्याच्या कल्होळास धमकाविळें; मग. तीं बंद होऊन 
निवांत झाळें. २५ तेव्हां त्यानें त्यांस म्हटळें, तुमचा 
विश्वास कोठें आहे १ ते भयभोत होऊन. विस्मित झाले व 
एकमेकांस म्हणाले, हा आहे तरी कोण £ कारण वारे व 
पाणी यांस देखील हा आज्ञा करितो व तीं त्याचें ऐकतात. 
गरसेकरांच्या देशांतील भूतग्रस्ताला बरं करणं 

२६ मग ते गालीलाच्या समोरील गरसेकरांच्या देशास 
येऊन पोहंचळे. २७ तो जमिनीवर उतरल्यावर नगरांतील 
एक इसम त्याला भेटला, त्याला भूतें लागलीं होतीं; बहुत 
काळपर्यंत तो वस्त्र म्हणून नेसला नव्हता, आणि घरांत न 
"राहतां तो कबरांत राहत असे. २८ तो येशूला पाहून 
ओरडला व त्याच्या पुढें पडून मोठ्याने म्हणाला, हे येश', 
परात्पर देवाच्या पुत्रा, माझा. तुझा काय संबंध £ मी तुला 
विनंति कारेतों, मला पीडा देऊं नको. २९ कारण त्यानें 
त्या अशुद्ध आत्म्याला त्या मनुष्यांतून निघण्याची आज्ञा 
केली होती. त्यानें त्याला पुष्कळ वेळां घरिलें होते; आणि 
सांखळ्यांनीं व बेड्यांनीं बांधून पहाऱ्यांत ठेबिलेलें असतां 
तो तीं बंधनें तोडीत असे; आणि भूत त्याला रानांत हाकून 
नेत असे. ३० येशूने त्याला विचारिलें, तुझें नांव काय £ 
त्यानें म्हटलें, सैन्य; कारण त्याजमध्यें पुष्कळ भूतें शिरलेलीं 
होतीं. ३१ त्यांनीं त्याला विनंति केली कीं आम्हांस डोहांत 
जावयाला सांगू नको. ३२ तेथें डुकरांचा भोठा कळप 
डोंगरांत चरत होता; त्यांत आम्हांस जाऊं दे, अज्ञी 
त्यांनीं त्याला विनंति केली. मग त्याने त्यांस 











निघून < त्या डुकरांत शिरलीं,.: आणि. तो कळप 
घडक धावत जाऊन कड्यावरून .सरोव्रांत पडला. आणि 
गुदमरून मेला. ३४ मग तीं चारणारे- इसम हें झालेलें 
पाहून पळाले आणि नगरांत व शेतांमळ्यांत जाऊन त्यांनीं 
हें वर्तमान सांगितलें. ३५ तेव्हां जें झालें तें. पाहावयास 
लोक निघाळे, आणि येशकडे आल्यावर ज्या मनुष्यांतून 
भूतें निघाली होतीं तो येशूच्या पायांजवळ बसलेला, वक्ष 
नेसलेला, व शुद्धीवर आलेला असा त्यांच्या दृष्टीस पडला; 
तेव्हां त्यांना भीति वाटली. ३६ ज्यांनीं ते. पाहिळें होतें 
त्यांनीं तो भूतग्रस्त कसा बरा झाला, हें त्यांस सांगितलें. 
३७ तेव्हां गरसेकरांच्या चहूंकडल्या प्रांतांतील सवे लोकांनीं, 
आपण आम्हांपासून जावें, अशी त्याला विनंति केली; 
कारण ते फार भयभीत. झाळे होते; मग तो. मचब्यांत 
बसून माघारें जाण्यास्र निघाला. ३८ तेव्ह्यं ज्या. मसुष्यां- 
तून भूते निघाली होतीं त्याने, मीं आपल्याजवळ असावें, 
अशी त्याकडे मागणी केली; . परंतु त्यानें 'त्याला निरोप 
देऊन सांगितलें, ३५ आपल्य़ा धघरीं-माघारें जा; आणि 
देवाने तुजसाठी केवढी कृत्यें केलीं आहेत ते कळीव. मग 
तो आपल्यासाठी येशूने केवढी कृत्यें केलीं ते गावभर 
सांगत फिरला. . 


थाईराच्या मुळीळा जीवंत करणें व रक्तस्रावी 
स्रीला बरे करणें 


४० नंतर येशू. माघारे आला तेव्हां लोकसमुदायानें 
त्याचें स्वागत केलें; ते सवे त्याची वाट पाहत .होते. ४१ 
तेव्हां पाहा, याईर नामे कोणी मनुष्य आला, तो सभास्या- 
नाचा अधिकारी' होता; त्यानें येशूच्या पायां पडून, आपण 
माझ्या घरीं. यावें, अशी त्याला बिनंति केली; ४२ कारण 
त्याची सुमारें बारा वर्षांची एकुलती एक कन्या होती, ती 
मरणोन्मुख झाली होती. मग.तो जात असतां लोकसमु- 
दायांनीं-त्याजभोवतीं गदी केली. 

४३ तेव्हां बारां वर्षे रक्तत्ञाव होत असलेली व कोणाच्या 
हातून बरी न. झालेली अश्ी कोणीएक स्त्री ४४ त्याच्या 
पाठीमागें येऊन त्याच्या वस्नाच्या गोंब्याला बिवली, आणि 
तत्क्षणी तिचा रक्तत्राव थांबला. ४५ पण येशू म्हणाला, 


७५ 


गर टः४५-९४१७ 


__- 


मला कोण शिवले £ तेव्हां सवे जण मी नाहीं, असें म्हणत 
. असतां पेक्र म्हणाला; गुरुजी, लोकसमुदाय आपणाला दाटी 
करून चेंगरीत आहेत; ४६ पण येद्चू म्हणाला, कोणी .तरी 
मला दिवेठेंच; माझ्य़ांतून शक्ति निघाठी, हे मला समजलें. 
४७ मग आपण गुप्त राहिलों नाहीं: असें पाहून ती त्री 
कापत कांपत पुढें आली व त्याच्या पायां पहून; आपण 
कोणत्या कारणाकरिता ह्याला दिवलों व कसें तंत्काळ बरें 
झालो, ह तिनें सवे लोकांच्या समक्ष निवेदन केलें. ४८ 
: तेव्हां तो तिला. म्हणाला, सुली, तुझ्या. बिश्वासानें तुला बरें 
केलें आहे; सुखरूप जा. 

४९ तो बोलत आहे इतक्यांत सभात्यानाच्या अधि- 
काऱ्याच्या एथून कोणीं येऊन त्याला सांगितलें, आपली 
मुलगी मरण पावली आहे; मुरुजीला श्रम देऊं नका. ५० 
ते ऐकून येह म्हणाला, मिऊं नको, विश्वास मात्र धर 
म्हणजे ती बरी होईल. ५१ नंतर त्या घरीं आल्यावर त्यानें 
पेत्र, योहान, याकोब व मुलीचे आईबाप यांच्यादिवाय 
आपणाबरोबर कोणाला आंत येऊं दिलें नाहीं. ५२ तिच्या 
साठी सर्व जण रडत व शोक करीत होते; पण तो म्हणाला. 
रइूं नका, कारण ती मेली नाहीं, झोपत आहे. ५३२ तरी 
तो मेली आहे हें ठाऊक असल्यामुळें त्यांनीं त्यांचा उप- 
हास केला. ५४ मग त्यानें तिचा हात धरून, मुली, ऊठ, 
असें मोठ्याने म्हटलें. ५५ तेव्हां तिचा. आत्मा परत॑ आला 
व ती तात्काळ उठली;. मग तिला खावयास द्यावे म्हणून 
त्य़ाने आज्ञा केली. ५६ तेव्हां तिची आहेबापें थक्क झालीं. 
पण ही घडलेली. गोष्ट कोणाला सांगूं नका, असें त्यानें त्यांस 
निक्षून सांगितलें... 

बारा प्रेषितांना कामगिरीवर पाठविणे 
| ९ १ मग त्यानें बारा जर्णांस एकत्र बोलावून त्यांस 
९ सचे भूतें काढणें व रोग बरें करणें: ह्या बाबतींत 
. सौमध्ये. व अधिकार दिला; २ आणिःत्यानें त्यांस 
देवाच्या राल्याची घोषणा करावयास वे रोग्यांस बरें करा- 
बयास पाठविलें. २ त्यानें त्यांस सांगितळे,: वाटेसाठीं कांहीं 
घेऊं' नका; काठी, झोळी, भाकरी किंवा पैका * घेऊ नका; 














ठुमचा स्वीकार करीत नाहींत त्यांजविरुद्ध साक्ष व्हावी 
म्हणून तुम्ही त्या नगरांतून निघतेवेळेस आपल्या पायांची 
धूळ झाडून टाका. ६ मग ते निघून सर्वत्र सुवाती सांगत 
व रोग बरे करीत गांवोगांवी फिरू लागले. 
:.- हेरोद घोंटाळ्यांत पडतो 
: ३ तेव्हां घडत असलेल्य़ा सवे गोष्टींविषयी मांडलिक 
हेरोदाने ऐकले; आणि तो मोठ्या घोटाळ्यांत पडला, कारण 
योहान मेलेल्यांतून उठला आहे असें कित्येकांनी म्हटलें; ८ 
कित्येक्रांनी एलीया प्रगट झाला आहे असें व कित्येकांनी 
प्राचीन संदेष्टयांतील क्रोणी तरी उठला आहे असें म्हटलें. 
९ हेरोद म्हणाला, मों योहानाचा शिरच्छेद करविला, पण 
ज्याच्याविषयों मी अशा गोष्टी ऐकतो तो कोण आहे ८ 
ह्यावरून त्याला भेटण्याची त्यास उत्कंठा लागली. १ 
पांच हजारांना जेवू घालणे 
१० नंतर प्रेषितांनी परत येऊन .आपण जें जें केलें 
होतें तें तें त्याला विदित केलें; तेव्हां तो त्यांस बरोबर 


। घेऊन बेथ्‌सैदा नामें नगराकडे एकांत स्थळीं गेला. 


११८ हें ताहून लोकससुदाय त्याच्यामागून गेले; तेव्हां 
त्यांचें स्वागत करून त्यांजबरोबर तो देवाच्या राज्या- 
बिषयीं बोलला, आणि ज्यांस बरें होण्याचें अगत्य होतें 
त्यांस त्यानें बरें केलें. १२ दिवस उतरू लागला तेव्हां 
बारा जण जवळ येऊन त्याला म्हणाले, लोकससुदायाला 
निरोप द्या, म्हणजे ते भोवतालच्या गांवांत व शेतांमळ्यांत 
जाऊन उतरतील व खावयाला मिळवितील; आपण एथे 
रानांतल्या ठिकाणीं आरहो. १३ तो त्यांस म्हणाला, तुम्हीच 
त्यांस खावयाला द्या. ते म्हणाले, आम्हीं जाऊन या सर्व 
लोकांसाठी अन्न विकत न घेतळें तर पांच भाकरी व दोन 
मासे यांगिवाय आम्हांजवळ कांदीं नाहीं. १४ ते सुमारें 
पांच हजार पुरुष होते. तेव्हां त्यानें आपल्या शिष्यांस 
सांगितले कीं सुमारें पन्नासपत्नासांच्या पंक्ति करून त्यांस 
बसवा.. १५ त्यांनीं त्याप्रमाणे करून सर्वास बसविलें. 
१६ तेव्हां त्यानें त्या पांच भाकरी व ते दोन मासे 
घेऊन वर स्वगोकडे पाहून त्यांस आशीर्वाद दिला, आणि 


अंगरखेहि दोंन घेऊं नका. ४ ज्या कोणत्या: घरांतः तुम्ही | तीं मोडून लोकसमुदायाला वाढण्याकरितां शिप्यांजवळ 
जाल, तेर्थेच राह्य व तेथूनच निघून जा. : ५ जे "कोणी दिलीं. १७ तेव्हां सर्वे जण जेवून. तूप्त झाले; आणि 


७६ 





| _ -बॉराःटोपल्या तुकडे त्यांनीं . उचलून -नेले 
त्य्येशुत्हा स्विस्त तभ्च्योकी घेत्नानें दिलेली 


८:रुंतर असें झाळें. कीं तो एकांतीं प्रार्थना करीत 
असतां; शरिष्यःत्याजबरोबर होते.: तेव्हां त्यानें त्यांस 
 विचारि्रे; मी'ःक्रोण- आहे म्हणून: ढोक. "म्हणतात 
जै६ त्यानी:उततर दिळें, बामिस्मा करणास योहान; कित्येक 
'उहणतात, 'एछीया;.. आणि कित्येक. प्राचीन संदेष्ट्यांतील 


क्रोणी. तरीःसठला आहे. असें म्हणतात: :२०- त्यानें त्यांस | 
म्दटले,-:पंण, तुम्ही: मला कोण म्हणून म्हणतां १: पेन्नानें : 


- संतर दिलें क्री देवाचा लिस्त. 
- आपल्या मरणाचे व गनपती भविष्य :- 
::”२१ झग हें कोणाला. सांगूं “नका, अश्ी:त्य़ांनें त्यांस 
चिद्षूज् : आक्षा. केळी, २२ आणि उदटलें, 5 मनुष्याच्या 
पुन्ञाने .त्रहुत ' दुःखें .. सोताबीं, वडील, . मुख्य: माजक 
'ब:-.शात्री: यांनीं :ह्य़ाचा:-त्याग करावा; व्र त्याला जिवें 
मारावे, आणि त्यानें... तिसऱ्या, दिवशीं. उठावें, : याचें 

अगत्य. आहे. 
उ! 'स्वःला फांटा देण्य़ाबद्दळू.४शारा 

२३: त्यानें: सर्वास. म्हटलें, . जर :क्रोणी माझ्यामागे 
येऊं “पाहतो तरः त्याने आत्मनिग्रह... करावा, व प्रति. 
दिवशी. आपला 'चधस्तंभ ' उचलून: घेऊन मला भरसु- 
सत्तत्रे. . २४ जो कोणी आपला. जीव .वांचवूं. पाहतो 
त्रो?त्याला.मुकेळ; परंतु जों :कोषणी मजकरितां आपल्या 
जिषाला . मुकेल, त्याठा: वांचवील. २५ कोणा 
मनुष्यानें सगळें जग. मिळविले, : आणि स्वतःला 
यमाविळें- पकंवा : भापला. नाश क्रहुन वेतंछा. तर त्याछा 
काय लाभ १ २६ जो. कोणी... माझी व माझ्या 
शचनांची :लाज धरील. त्यात्री .ठाज़...मलुष्याचा - पुत्र 
स्वतःच्या, पित्याच्या. व पत्रित्र देवदृतांच्या . गौरवाने 
येशेळ तेव्हां धरील.: २७ मी तुम्दांस-:सत्य :सांगतों 
कॉ-एयें उभे राहणाऱ्यांतीठ* कोणी असे. आहेत कॉ 
ड्रे.. देवाचें , राज्य --पादत, .दोपर्यंत त्यांस मरणाला 
अचुमब. येणारच. नाहीं 





कूल विकी >-प्के, 


ममम्यक्यामावेकनयामह वमला मन्यहनयमतममहण्यायचाणकुणक 


येशेचे-रूपांतर 
२८ या. भाषणानंतर: असे झाले. कॉ: सुमारे: -आठ 





1 दिवसांनीं: पेत्र, -योहान-- व याकोब. यांस “बरोबर घे 


हो: प्रार्थना करावयास पर्वेतावर गेला; . २९ आणि 
ल्लो. प्रार्ना: करीत.. असतां... त्याच्या. मुखाचें ,.९प्रंतर, 
ह्रोऊन त्याचें वक्ल- पांढरे -व' चकचकीत झालें;:.. ३० 


-अषणि. पाहा, मोझे वः;एलीया हे दोघे. जण--त्याज: 


श्ररोबर संभाषण करीत . होते;. ३१ ते. तेजोमय 
दिसले; आणि तो : जें. आपलें मियोण य़र्ठालेमांत 
पूर्म “करणार होता :त्याविषयीं ते बोळत. होते. ३२ 


| तेव्हा “पेत्र वः त्याजन्ररेबरचे : इसम. झोपेनें गंगून 


गेछे: होते; तरी :त्यांनी:: जागे: होऊन: त्याचें: तिज:.-व 
ह्य़ह्च्याजचळ : उभे, .राहिळेल्या दोघां ,पुरुषांस - पाहिलें, 
2२ 'मग-:असें. झालें.;.क्रीं 'त्यांचा :- त्याजपासून नियोग 
होत. असतां. पेन्नाने येवा: म्हटळें, . गुरुजी; . आपण 
एथें असावें हे बरें आहे;. तर आम्ही. 'तीन.-मेंडप 
करूं; आपणासाठी. एक -मोझासाठी .एक व एलीयासाठी 
एक; : हँ अं. तो. -बोलळा.- त्याचें... त्याळा .भान न्हते. 
तो हॅ. बोठत आसता -मेघावे.. येऊन 
छाय़ा केठी;.. आणि--ते.मेघांत प्रवेश 





राहिडे आणि 





हि. तो एकी लोणी, पो लाज वतो क 
त्याहा फेस येतो; त्याला पुष्कळ . ठेचतो ब. त्याला, लवकर 


अं० ९५३९-१०: ३ 








ह का णो पा ण कर नाहीं. ४० आपल्या. विष्यांनीं त्याला काढावें 
म्हणून मो त्यांजकडे विनंति केली, थरंतु त्यांना काढतां 


येईना. ४१ येशलें उत्तर दिलें: हे अंश्रद्धावान व बिषरीत 
पिढी, मी कोठवर तुम्हांबरोबर राइं--व तुमचें सोतूं १ तूं. 


आपल्या पुन्नाला इकडे आण, ' ४२ तो जवळ येत. आहे 
इतक्यांत भूतार्ने त्याला आपटळे वे पिछून टाकिले. येश्नें 
त्या अशुद्ध आत्म्याला धंमकांचिठे; आणि मुलाला बरें 
करून : त्याच्या बांपाजवळ परत दिलें. ४३ हा देवाचा 
प्रताप पाहून सर्वे लोंक विस्मित झाले 

: त्यानें ' केलेल्या सवे कृत्यांवरून सवे ठोक आश्चर्य 
करीत असतां तों आपल्या बिषष्यांसे म्हणाला, ४४ या 
गोष्टी. ऐकून. ठेवा; - कारण मनुष्यांच्या पुत्राला लोकांच्या 


दाती घरून ' देण्यांत येणॉर आहे. ४५ ही गोष्ट ते समजले ।. 
नाहींत; ती. त्यांस समजं.नंये म्हणून त्यांजपासून ती गुप्त 


'राखण्यांत.: आली. होतीं; आणि-या' गोष्टीविषयी : त्याला 
विचोरण्याची त्यांना भीति वाटली. 
नन्नता व 

१७६ नंतर आंपॅगांमध्ये कोणे मोठा आहे. याविषयीं 
त्यांच्यामध्ये वाटाघाट सुरू ' झोळी. ४७ येशूने त्यांच्या 
अंतःकरणींतीळ विवार ओळखून एका. बाळकाला घेतलें 
आणि त्याला आपेणोजवळं उर्भे केळे, ४८ मग त्यांस 
म्हटले जो कोणी यो. बाळकार्ला भाझ्या नामाने स्वीका 
रितो, तो मठा स्वीकारितो, आणि -जो कोणी मला स्वीका- 
रिंतो तो ज्यानें मला 'पाठविळें त्याला स्वीकारितो; तुम्हां 
सर्वामध्ये जो कनिष्ठ आहे तोच श्रेष्ठ आहे. 

४९ योहानानें म्हट, भुरुजी, आम्ही एका इसमाला 
आपल्या नामाने भूर्ते कॉढतांनाः पाहिल; तेव्हा आम्दी 
त्यांला मना केळे, कारण तो आग्हांला अनुसरत नव्हता. 
५० येद्वलें त्याला म्हटलें, , त्याला मंमा करूं नका; कारण 
जो तुम्हांला प्रतिकूळ नाही.तो तुम्हांला अनुकूळ आहे. 
येश.यथंदालेमास जावयास निघतो; आतिथ्य 

“ ने करणारे शोमरोंनी 

७१ पुढे असें झाळें कीं त्याचा वरः घेतें जाण्याचा 
समय जवळ आलां तेव्हां त्यान जाण्याचा 


रंदंनिधय केरून तिकंडे आपलें तोंड वळविले, ५२ त्यानें : 





आपणापुढे. निरोप्ये पाठविले; तेव्हां ते निघून त्याच्या- 
साठीं तयारी करावयास :शोमरोन्यांच्या एका गांवांत गेले; 
५३ परंतु त्यांनीं त्याचा स्वीकार*केला. नाहीं, कारण त्याचां 
रोख यरुठालेमाकडे जाण्याचा होता. ५७४ हें पाहून त्याचे 
श्षिष्य याकोब . वः योहान म्हणाले, प्रभुजी, [ एलीयारने 
केल्याप्रमाणे ] आकाश्यांतून अंभि पडून त्यांचा नाश व्हावा 
म्हणून आम्हीं आज्ञा करावी, अश्ञी आपली इच्छा आहे. 
काय:£ ५५ त्यानें वळून त्यांस घमकाविठें [ कीं. तुम्ही 
कोणत्या आत्म्याचे, आहां हें तुम्हांस ठाऊक नाहीं; 
५६: कारण मनुष्याचा पुत्र माणसांच्या . प्राणाचा नाश 
करावयास आला नाहीं, तर तारावेयास आठा. ] मग. ते. 


- ५७ तेव्हां असें झाळें कीं ते काटेनें चालत असतां 
एकाने. त्याला म्हटळें, आपण जेर्थे कोठें जाल तेथें. मी. 
आपल्यामागे येईन. ५८ येश्व, त्याला म्हणाला, -खोकडांस 
बिळे व आकोद्यांतल्या पाखरांस॑ कोटी आहेत; परंतु. 
मनुष्याच्या पुत्राला डोके टेकण्यास ठिकाण नाही; 
५९ त्यानें दुसऱ्या एकाला म्हटळें, माझ्यामागे ये; परतु 
तो म्हणाला, प्रसुजी! पहिल्याने मला माझ्या बापाला 
पुरावयासं जाऊं द्या. ६० तो त्याला म्हणाला, मेलेल्यांना 
आपल्या मेलेल्यांस पुरू दे; तू. जाऊन देवाच्या राज्याची 
घोषणा कर. ६१ त्यावर आणखी एकाने म्हटलें, प्रभुजी, 
मी :आपल्यामागें येईन; परंतु पहिल्याने मला आपल्या. 
घरांतल्या मंडळीचा निरोप घेऊं द्या. ६२ येशर्ने त्याला 
म्हटळे, जो कोणी: नांगराला हात घातल्यावर मागे पाहती 
ती देवाच्या राज्यास उपयोगी नाहीं. 
सत्तर शिष्यांची कामगिरी व त्यांचें पुनरागमन 

१- ह्यानंतर प्रभूने आणखी सत्तर जणांस 

६ ७. नेंमून ज्याज्या नंगरांत व ज्या ज्या ठिकाणीं तो 
स्वतः जोणार होता तेथें दोथे दोघे असें त्यांस 
आपणोपुढें पाठविलें: २ तेव्हां त्यानें त्यांस म्हटळें, पीक 
फार आहे, परंतु कामकरी थोडके आहेत; यास्तव 
पिकांच्या घन्याने आपल्या कापणीस कामकरी पाठवावे 
म्हणून त्याची आर्थना करा. २ जा; पाहा, ठांडम्यांमध्यें . 


७८. - 


अ० १०!३-३० 





कोकरांस पाठवावे तसें मी तुम्हांस पाठवितो. ४ पिशवी; 
झोळी किंक्रा वाहणा आपल्याबरोबर घेळं: नका; वाटेने 
कोणाला मुजरा. करू नका. ५ ज्या कोणत्या घरांत जाल 
तेथें, या धरास शांति असो, असें प्रथम म्हणा. ६ शांतीचा 
घुञ. “ब्रेथे असला तर तुमची शांति त्याजवर राहील; 
नसला''तर तुम्हांकडे ती परत येईल. ७ त्याच घरांत 
बस्ती करून ते जें देतील ते खातपीत राहा; कामकरी 
आपल्या मजुरीला योग्य आहे; घरोघर फिरू. नका. 
८ कोणत्याहि नगरांत तुम्ही गेठां, आणि त्यांनीं तुमचा 
स्वीकार केला तर ते जें तुम्हांस वाढतील तें खा; ५ त्यांत 
जञे दुखंणाईत असतील त्यांस बरें करा, व त्यांस सांगा 
कीं देवाचें राज्य तुम्हांजवळ आलें आहे. १० तुम्ही 
कोणत्याहि नगरांत गेलां, आणि. त्यांनीं तुम्हांस स्वीकारिलें 
नाही :-तरं: त्यांच्या मार्गीत. ब्राहेरे जाऊन असें. म्हणा, 
११ आमच्या पायांस लागलेली तुमच्यानगरची धूळ .ती 
देखील तुमची तुम्हांस झाडून टाकितों; तेथापि हें लक्षांत 
ठेवा. कीं देवाचें राज्य. जबळ आलें आहे..१२ मी तुम्हांस 
सांगर्तो, त्या नगरापेक्षां सदोमाळ्ा. त्या दिवशीं सोपें पडेल, 
१३ हे खोराजिना, तुला: घिकार असो !. हें . बेथ्सैदा 
तुला धिक्कार असो !. कारण तुम्हांमध्यें जीं परांकमाचीं 
कृत्ये घडली ती सोर ब सीदोन यांत घडलीं असतीं तर 
त्यांनी तरट ब रोख. अंगावर घेऊन्ल व बसून 'मह्लोंच 
पश्चात्ताप केला असता. १५:थावरून* न्यायकाळीं तुसच्या- 
पेक्षां सोर. व सीदोन:यांस सोपें पडेल: १५ हे कफर्णहूमा, 
“तू आकाशापर्यंत चढबिलें जाशील काय तूं. मघोलोकापर्यंत 
खालीं टाकिलें,जाशील. ':१६ जो तुमचें: ऐकतो तों माझें 
ऐकतो; जो तुमचा. नाकार करितो, तो- माझा .नाकार 
करितो; आणि जो माझा नाकार करितो तो ज्यानें. मला 
पाठवरिळें त्याचा नाकार करितो; न 

१७ नंतर ते सत्तर जण आनंदार्ने माघारे येऊन 
म्हणाले, प्रभुजी, ' आपल्या-नामानें भूर्ते देखील आम्हांस 


वश्य होतात. :१८ तेव्हां. त्यानें : त्यांस म्हटलें, मीं सैता- | 


नाला आकाश्यांतून विजेसारिखें पडलेळें पाहिळें. १९ पाहा, 
मीं. तुम्हांस.“ साप.” व बिंचू यांस “ तुडविण्याचा ? आणि 
शत्रूच्या सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिल्या आहे; तुम्दांस 


कांहींएक बाधणार नाहीं. २० तथापि भूतें तुम्हांस अश 
' होतात याचा आंनंद मानूं नका; तर तुमची नांवें: स्वर्यात 


लिहिलीं आहेत याचा. आनंद माना. 
त येशूने केलेळे इश्योपकारस्मरण 

२१ त्याच घटकेस तो पवित्र आत्म्यांत उल्लंसित होऊन 
म्हणाला, हे बापा, स्वगोच्या -व एथ्वीच्या प्रभू , मी तुझे 
उपकारस्मरण करितों; कारण. तूं ज्ञानी वं विचारवेतः 
यांपासून या गोष्टी गुप्त ठेवून बाळकांस प्रगट केल्या; 
होय, बापा, कारण तुला अंसेंच. योग्य दिसले. २२ माझ्या 
बापाने माझ्या हातीं सवे कांहीं सोपें आहे; पुत्र कोण 
आहे हें बापावांचून कोणाला. ठोऊक नाहीं; आणि बाप 
कोण आहे हें पुत्रावांचून व ज्याला तो. प्रगट करावयाची. 
पुत्राची इच्छा असेल त्याच्यावांचूंन कोणाला ठाऊक नाहीं. 
२३ मग श्षिघ्यांकडे फिरून तो एकांती म्हणाला, तुम्ही जें 


' पाहतां तें जे.डोळे पाहतात ते धन्य; २४ मी. तुम्हांस 


सांगतो, ने. तुम्ही पाहतां तें पुष्कळ संदेष्ट्यांनीं व राजांनीं 
पाहावयाची इच्छा बाळगली तरी पाहिलें नाहीं; आणि 
जे. तुम्ही. हॅकतां ते ऐकावयाची -इच्छा बाळगली तरी 
ऐकलें नाहीं. 
शाश्वत जीवनप्रापि. कशी करून घ्यावी ? 

२५ मग पाहा, कोणीएक शाल्ली उभा राहून त्यांची 
परीक्षा पाहण्याकरिता म्हणाला, गुरुजी, काय केल्याने मला 
सावेकालिक: जीवन हें. वतन मिळेल £ २६ त्याचे त्याला 
म्हटलें, नियमदाखांत काय लिहिलें आहे ? तूं.कॉय वार्चि- 
तोस १ २७ त्याने उत्तर दिलें. “तूं आपला देव परमेश्वर 
याजवर पूर्ण मनानें, पूर्ण जिवाने, पूर्ण शक्तीने व पूर्ण 
बुंडीनें प्रीति कर; ! आणि. 'जक्षी आपणावर तशी. आपल्या 
हेजाऱ्यावर प्रीति: कर. '* ९८ त्यानें त्याला. म्हंटले; ठीक 
उत्तर केंठेंस;.* हैंच कर-म्हणजे “ वांचशील; ” २९ परंतु 
स्वतःस धार्मिक ठरवून घ्यावें .अश्ली . इच्छे. धरून तो 
येशला म्हणाला, माझःजेजारी ः तोः कोण £: . ... .. 





त्यांमी- त्याची वेक काढून घेऊन? त्याला कहि दिल 


१९ . 


अ० १०:३०--१६१:१३ 





. अधेमेल्य टाकून: ते निघून गेले. ३१ मंग:एक 
याजक त्याचं वाटेनं सहज . खालीं जातः होता; तो त्याला 
पोहून दुसऱ्या बाजूने चालता. झाला. ३२ तंसाच- एंक 
लेवीहि त्या. ठिकाणीं येऊन त्याला पांहून ' दुसऱ्या बाजूनें 
चालता झाळा.. २३ मग एक शोमरोनी त्या वाटेने चालला 
असतां, तो. होता. तेथ्रें -आला;, आणि. त्याला पाहून: त्यासं 
त्याचा कळवळा भाला; २३४:त्यानें जवळ जाळनं त्याच्या 
जखमांस तेक द्र द्राक्षारस .लावून त्या बांधिल्या, आणि 
त्याला आपल्य़ा पाठाळावर . बसत्रून उतारशाळेंत.. आणिलें. 
ब्र त्याचा संभाळ.केला; .२५ 'डुसऱ्या दिवशीं :निघतेवेळेस 
त्यानें दोन. पावल्या काढून उत्तारशाळेच्या रक्षकाला: देऊन 
म्हटलें, याचा संभाळ कर;. आणि यापेक्षां जें कांही.अधिक 
खर्चि्तील तं मी.भाषारें आल्यावर तुला देईन: -.२६ तर 
छटारूंच्या हाती 'सांपडलेल्या इसमाचा शेजारी य? तिषांतून 
तुझ्या: मतें. कोण झाला? ३७ तो म्हणाला, त्याजब्ररदया 
करणारा तो.. येशर्ने त्याला म्हटळें,' तू जाऊन:तर्सेन .कॅर. 
'माथी आणि मॅरीया 
:३८-जेः जत असतां. तो. एर्का. गांवांत: औला; 'तेव्हां 
माथा नामें एका त्रीनें त्याला आपल्या घरांत घेतलें. ३९ 
विला मंरीमा नांडाची 'ऐकः बहीण. होती, ती. प्रभूच्या 
चरणांजवळ बसूम: त्याचे- शब्द ऐकत राहिछी. ४० तेव्हां 


साधेंल!-फार. खटपट प्रडल्यामुळे: तिची::तारांबळ उढाली.. 


झाणि. ती जब्रळ येऊन म्हणाली, त्रभुजी;-:मोझ्या! बहिणीने 
- मुन एकरीवर कामाचा बोजा. टाकिला आहे?! याची, आपर 
गणाला क्राकळी नाहीं. काय १ : तिठा: सला सहाय्य. करावयास 
सांगा... प्रभूने 'तिळो; उत्तर : दिलें, -मार्ये,.. मार्थे,- तू 
. . पुष्कक्शेष्टींविषयीं काळजी क देगदंग- कर्येस£”४२- परतु 
श्ो्णवाचंःनोष्टींचें; किंबहुना एकाच ग्रोटीचेभगत्य आहे; 
मरीयेने अांगळा,बांडा निवडूर करेतला आहेः तो, 


करावयास शिकविळें तसें आपणहि आम्हांस शिकवा. २ 
तो त्यांस म्हणाला, तुम्ही प्रार्थना कराल तेव्हां असें म्हणा: 
हे. [ आमच्या  स्वर्गांतील-] पित्या, तुझे नाम पवित्र 
मानिलें जावो; तुझें राज्य येवो; [ जसें स्वर्गात तसें पथ्वी- 
वरहि तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो; ] ३ आमची प्रतिदिवसाची 
भाकर प्रतिदिवशीं आम्हांस दे; ४ आणि आमच्या पापांची 
क्षमा कर, कारण आम्ही आपल्या प्रत्येक करण्याला क्षमा 
करितों; आम्हांस परीक्षंत आणू नको; [ तर आम्हांस 
वाइेटापासून सोडीव. ] 


आग्रहाची प्राथना व मध्यरात्री आलेल्या 
- मित्राचा द्णंत 


'५-मग त्यानें त्यांस म्हटलें, तु्दांमध्यें अस्ता कौण आहे 
कीं-“त्याला. मिन्न- असून तो त्याजकडे भअध्यरात्रींग-जाऊनः. 
त्याला: म्हणतो, . गड्या, मलाःतीन भाकरी उसन्या दे; . ६ 
कारण: माझा एक मिज्न प्रवासाहून मजकडे आला आहे, 
आणि:त्याला वाढावंबास .मंजजवळ कांहीं नाहीं;: ७ आणि 
तो. आंतून उत्तेर देईल; मछो- श्रम देऊं नको; आतां दार 
डावे 'आहें व माझी मुठें माझ्याजवळःनिजलीं आहेत; 
माझ्यानें उठून तुला देवंवत नाहीं ? ८ मीः तुम्ह्यंस सांगतो, 
ते त्यांचा मित्र आहे यामुळें जरी तो : उठून त्याठा देणार 
नाहीं; तरी त्याच्या आम्रहामुळें जें कांहीं पाहिजे ते उठून 
त्याल-वेईले:-९ मी तुम्हांस:सांगतो, माम म्हणजे तुम्हांस 
दिळेंः्जाहेल; शोधा म्हथजे तुम्हांस सांपर्डळ; ठोका म्हणजें 
तुम्हांस उघडले जाईल; :१० कारण .जो कोणी मागतो 
स्याला मिळते; जो. शोधितो त्याला -सांपडतें;- जो कोणी 
ठोकितो त्याच्यासाठी उघडळें जातें; ११-तुझ्डांमध्यें असा. 
कोण बाप आहे. की. त्याच्याजवळ त्याच्या. सुंलानें भाकर 
मागितली असता तो त्याजञः घोंडा -देईल:£ अगर मासा 
मागितला असतां:मासा-च देतां त्याला सांप देहेंळ 2 १२ 
किंवा अंडे मॉर्गितळें असतां 'त्याला-ह्लेचू देईल १३ तर 


ल्क अर. ३१५9४-३ेर- 


. - २७तो या गोष्टी बोलत असतां असें शाळे. की ठोक 
करतो. या आरोपाला दिलेलें उत्तर समुदायांतील कोणीएक ल्ली उच स्वराने त्याला म्हणाली, 
१४. एकदा तो एक भूत काढीत होता, तें सुके होतें. | ज्या. ओटीनें आपला भार वाहिला व. जीं स्तर्ने. आपण 
तेव्हां असें झालें ढी भत निघाल्यावर मुका बोळं. लागता; । चोसखिलीं ती धन्य. २८ तो म्हणाला, जे. देवाचें वचन 
त्यावरून लोकसमुदायांस आश्चर्य वाटलें. १५ तरी त्यांतील | ऐकून तें पाळितात तेच धन्य... . 
कित्येक म्हणाळे, भूतांचा अधिपति जो बालजबूल त्याच्या! चिन्हे मागण्याविषयीं दिलेला इशारा 
साह्याने ह्य भूतें काढितो. १६ दुसर्‍या कित्येकांनी त्याची | २९ तेव्हां लोकससुदाय त्याच्याजवळ एकत्र जमत 
मरीक्षा पाहण्याकरिता त्याच्याजवळ आकाशांतील चिन्ह | असतां तो असें म्हणूं लागला, ही पिढी वाहेट आहे, ही 
'मगितळें; १७ परंतु त्यानें त्यांच्या मनांतील कल्पना जाणून । चिन्ह मागते; परंतु योनाच्या चिन्हावांचून तिला चिन्ह 
त्यांस म्हटले, आपसांत फूट पडलेले : कोणतेंहि राज्य | मिळणार नाहीं. ३० कारण जसा योना निनवेकरांस चिन्ह 
ओसाड पढतें आणि घरांवर धर पडतें. १८ सैतानांतहि । झाला तसा मनुष्याचा. पुत्र या पिढीला होईल. ३१ 
फूट पडली तर त्याचें राज्य कसें टिकेल £ कारण, मी | दक्षिणेची राणी न्यायझाळीं या पिढीच्या. लोकांबरोबर 
बालजबूलाच्या साह्याने भते काढितों, . असें तुम्ही म्हणतां. | उठून त्यांस दोषी ठरवील; कारण  हलमोनाचें ज्ञान 
१९ मी बाळजबूलाच्या साह्याने भरते काढितों तर तुमचे | ऐकाबयास ती. एथ्वीच्या सीमेपासून आली; तर पाहा, 
युत्र कोणाच्या साह्याने काढितात? यामुळें ते तुमचा न्याय । शलमोनापेक्षां श्रेष्ठ असा कोणी एथें आहे. २२ निनवेचे 
करितील; २० परंतु मी जर देवाच्या सामेभ्योने भते काढितों | लोक. न्यायकाळीं या पिढीच्याबरोबर उभे राहून हित्र 
तर देवाचें राज्य तुम्दांवर येऊन चुकटें आहे. २१ जेव्हां | दोषी ठरवितील; कारण त्यांनीं योनाच्या उपदेक्षावरून 
हत्यारबंद बळकट मनुष्य आपल्या वाँच्याची रखवाली | पश्चात्ताप केला; तर. पाहा, योनापेक्षां श्रेष्ठ असा कोणी 
करितो तेव्हां त्याची मालमत्ता निर्भय राहते; २२ तरी | येथें आहे. 
त्याच्यापेक्षा बळकट असा एकादा : मनुष्य. त्याजवर येऊन | 
त्याला जिंकितो तेव्हां ज्या शक्रसामभ्रीचर त्यानें भरवसा । 
ठेवला होता ती तो घेऊन जातो, व त्यानें छन. आणलेली 
चीजवस्त वांढून टाकतो. २३-जो मला अनुकूळं नाहीं तो | 
मला प्रतिकूळ आहे; आणि जो माझ्याबरोबर गोळा करीत 
नाहीं तो उधळतो. 







दिवठणीवर ठेवितो. ३४ तुझ्या शरीराचा दिवा 
तुझा डोळा आहे; तुझा डोळा निर्दोष. असला तद 
तुझें सवे शरीर प्रकाशमय .. आहे; 'वाहेंट असला तर 


२४ मनुष्यांतून अशुद्ध. आत्मा निघाला म्हणजे तो | जो प्रकाश आहे तो अंधार तर नसेलना, हें. पाहा. 
निर्जन स्थलीं विश्रांतीचा शोधकरीत हिंडतो; आणि ती | ३६ तुझें सवे इरीर प्रकाशमय असलें, म्हणजे 
न मिळाली म्हणजे म्हणतो, ज्या माझ्या धरांतून मी निघालो । त्याचा कोणताहि भाग अंधकारमय नसला, तर दिव्याच्या 
त्यांत परत जाईन; २५ आणि तो आल्यावर तें झाडलेलें | ज्योतीने तुला प्रकाश प्राप्त होतो त्याप्रमाणें तें पूर्ण प्रकाश. 
व सुशोभित केलेलें आहे असें पाहतो. २६ नंतर तो | मय होईल. 
जाऊन आपणापेक्षां. दुष्ट असे सात आत्मे बरोबर घेतो; | परूद्ती व शास्त्री यांचा येशू जाहीरपणे निषेध 
आणि ते आंत शिरून तेथें राहतात, मग त्या. मनुष्याची करतो 
शेबटली दशा पहिल्या दक्षेपेक्षां वाईट होते. - 

१ सुळांतः देवाच्या बोटाने 

र न 


३७ तो बोलत आहे. इतक्यांत एका परूड्यान 
:| त्याठा आपल्या एर्ये. भोजनास येण्याची विनंति केली; 
८१ . न 


१५३३२२-९२८ खळ 


क तों *ऑर्ते: ऑऊनं ' भोजनास * बंसला... ३८: त्यानें | त्याचा हिशेब. या पिढीपासून - घेतरा. जाईहेलच.. ५२ 
भोजनापूर्वी स्नान केलें नाहीं. अंसें. पाहून प्ररूज्याला ' तुम्हां शाळ्यांस . धिक्कार असो :! . तुम्ही. ज्ञानाची किल्ली 
आऑद्य्य बाटेटें;” ३९ परंतु: प्रभूने त्याठा म्हंटळें,. तुम्ही , घेळन. मेला; तुम्ही स्वतः आंत गेलां नाहीं व ने 





स्व 


परूंक्षी तारवाटी बाहेरून स्वच्छ. करितां; परंतु: तुमचा 
अंतर्भाग अपहार व दुषपणाः यानीं भरला आहें. ४० 
अहो मूर्खांनो; ज्यानें बहिभाग .केला..त्यातें अंतभोगहि 
केला नाहीं काय! ४१ तर जें आंत : आहे त्याचा 
दानधर्म करा म्हणजे, पाहा, सर्व तुम्हांस शुद्ध आहे 

“ ४२ तुम्हां परूर्यांस घिक्कार असो! तुम्ही पुदिना, 
संताप व प्रत्येक भाजी यांचा दशां्व देता, फण: न्याय व 
वेवाची प्रीति यांची उपेक्षा. करिती; या गोष्टी कराव: 
याच्या, होत्या, व॑ त्यां सोडंक्यांच्या नव्हत्या. ४३ 
तुंम्हां परद्यांस धिक्कार असो'! सभाल्थानांमध्यें श्रेष्ठ 
आसिनें. व॑ बाजासंत ममंस्कार घेणें हीं. तुम्हांस आव 
डतोते;'' ४४ तुम्हांस. धिक्कार' असो! ज्या 'अश्शय 


कंबसंवरुंन माणसे न: समजता. स्मंसारखे : 


४५ तेंव्हा शाहयांतील कोणीएकार्ने त्याही म्हटलें 
गुरुजी, आपण असें बोळून आमचीहि निंदा: करितां. 
४६ तो म्हणाला, तुरहां  शाह्यांसाहि धिक्कार असो ! 
बाह्मबय़ास अवघड अशीं * झोझीं, 'तुम्ही.: माणसांवर 
लादता, :आणि स्वतः आपलें “एक बौर देखील. त्या 
ओयांस लाबीत नांही. ४७ : तुम्हांस--घिकार असो! 
तुंम्ही संदेष्ट्यांची : थडगी बांधिता, आणि त्यास तर 
तुमच्या ' पूर्वेजांनीं ' जिदे. :मारिले.. ४८ तुम्ही साक्षीदार 
आहो बे. आपेल्या पूर्वजांच्या  -कमोस : मान्य. आहो, 
कारणे त्यांनीं त्यांस जिवें मारिळें वः तुम्दी त्यांचीं 
थडगी बांधितां. ४९. देवक्ञानानेहि म्हटळें,:.मी .त्यांजकडे 
संदेष्टे -व प्रेषित पाठवीन, 'आणि .त्यांच्यांतील.- कित्येर्‌ 
कोस. ते जिवें मारितील व. छळितीछ; ५०. यासाठीं 
कीं जगाच्या स्थापनेपासून त्या सवे संदेष्यांचें रक्त 
५१. म्हणजे. हाजेलांच्या रक्तापासून वेदीच्या व -पंविश्र: 
'स्थानाच्यामध्ये ज्या जखऱ्यांचा' घात. झाला त्याच्या 
रक्तापयंत जें रक्त पाढिलें.. गेलें : त्याचा हिझेब या 
-पिढीपासून. घेतला :नावा;. हो, मी .तुम्दांल सांगतो; 


आंत जात होते त्यांस तुम्हीं अरकाव केला. 

“५३ तो तेथून बाहेर आल्यावर शास्ती व परूक्ी 
आविझानें . त्याच्या. अंगावर येऊन त्यानें पुष्कळशा 
गोष्टींविषयी बोलावें. म्हणून त्याला चिडवू लागले; ५४ 
आणि. त्याच्या तोंडून कांहीं निघाल्यास त्याला. पकढावें 
म्हणून टपून राहिले. 
ढोंगाच्या बाबत येशू आपल्या शिष्यांस इशारा 

| देतो 
| १ इतक्यांत हजारों लोकांची इतकी गदी 
। ९ ९. झाली कीं ते एकमेकांस तुडवू. लागळे; तेव्हां 
१ येशू आपल्या. शिष्यांस पहिल्यानें असें सांगू 
आपणांस पश्ट्यांच्या: खमिराविषयीं 
ढोंगाविषयीं, संभाळा. २. जें. प्रगट होणार 
सें कांही झाकलेळें. नाहीं, व. :जें - कळणार 
असें: की्ही- गु नाही; ३ जेंः कांहीं “तुम्ही 
अंधारांत बोलला ते. डेजेडांत... ऐकण्यांत येईल, : 
जें ' तुम्हीं :*आंतल्या:- कोठण्यांत कानीं - सांगितर्ळे. .भसेल 
ते“्घाब्यांवर गाजविळें:जाईल. र 
तोः आपल्या शिष्यांस घेर्य देतो 

४: तुम्हां: माझ्या :मित्रांस मी सांगतों; जे. शरीराचा 
वध ' करितात पण त्यानंतर ज्यांच्यार्ने. आणखी: कांहीं 
करवत नाहीं त्यांची भीति बाळगू. नका. ५. तुम्हीं 
कोणाची भीति बाळगावी हें. मी. तुम्हांस सुव्चवितों 
जोव घेतल्यावर. नरकांत : टाकावयास . ज्याला सामर्थ्य 
आहे: त्याची भीति बाळगा; . हो, मी तुम्हांस सांगतो 
त्याचीच भोति. बाळगा. ६ पांच चिमण्या. दोन. दम- 
ड्यॉस. विकतात कीं नाहींत £ तरी त्यांतूत दकीलाहि 
देव विसरत नाही. ७ फार तर: काय, तुमच्या 
डोक्याचे ' केसहि सवे. मोजलेले. आहेत. भिऊं नका, 
तुम्दी बहुत . चिमण्यांपेक्षा - मोल्यवान. आहां. ८ मी 
ठुम्हांस सांगतो, .जोः . कोणी .मला - मनुष्यांसमोर 
स्वीकारीळ त्याला मनुष्याचा  पुञ्नदि. देवाच्या 

डड 


म्हणजे 
नाहीं 
नाहीं 
अंधारा 


अ« १९:८-१८ 





-_ स्वीकारीठ; ९ परंतु ज्यानें मला मनुष्यांसमोर 


नाकारिळें तो देवाच्या दृतांसमोर नाकारिला जाईल; १० 
आलि जो.कोणी मतुष्याच्या पुत्राविरुद्ध कांहीं बोळेल त्याला 
त्याची क्षमा. होईल; परंतु जो पवित्र आत्म्याविरुदध . दुभोः 


शम करितो त्याला त्याची क्षमा होणार नाहीं. ११ जेव्हा 
तुम्हास. सभा, सरकार व अधिकारी यांसमोर नेतील, तेव्हां 


कसे :कायः उत्तर थावें किंवा काय बोलावें याविषयीं काळजी 
कें नका. १२ कारण तुम्हीं काय बोलावें तें पवित्र आत्मा 
त्याच घटकेंस तुम्हांस शिकवील 

दर्यलोम व श्रीमंत मूर्ख मनुध्याचा रष्टांत - 

१३ 'लोकसमुदायांतीलं : कोणीएकानें त्यांला म्हटले 
गुरुजी, मंठा आपल्या वतनाचा विभांग द्यावा म्हणून माझ्यां 
भावाला सांगा. १४ तो त्याला म्हणाला, ग्रहस्था, मला 
तुम्हांवर न्यायाधीश किंवा वोटणी करणारा कोणीं नेमिळें £ 
१५९ आणशखेी त्यानें त्यांस. म्धटलें, संभाळा; सवे प्रकारच्या 


लोभापासून दूर राहा; कोणाला पुष्कळ संपत्ति असली तरं 


ती त्याचें जीवन होतें अर्से नाही. :१६ त्यानें त्यांस एक 
दाखला सांगितला : कोणीएकां धनवान मनुष्याच्या जमि- 
नीळा फार पीक आलें. १७ तेव्हां त्यानें आपल्या मनांत 
भसा विचार केला कीं, मी काय करूं £ कारण माझें उत्पन्न 
साठवावयास मला जागा नाहीं. १८ मगं त्यानें म्हटलें, मी 
असें करीन, आपलीं कोठारें मोहून मोठीं. बांधीन; आणि 
तेथें मी आपलळें सब घान्य व माळ साठवीन. :१९ मग 
मी आपल्या जिवाला म्हणेन, हे जिवा, तुला पुष्कळ वर्षे 
पुरेल इतका पुष्कळ माल. ठेविळेला आहे; त्रिसाचा घे, खा, 
'पी, आनंद कर; २० परंतु देवानें त्याला म्हटलें, अरे मूखो. 


आज रात्रीं तुळा. देवाज्ञा होईल; तेव्हां जें कांहीं तूं सिद्ध | 


केळें आहे, तें कोणाचें होईल १ २१: जो कोणी आपणा- 
साठीं द्रव्यसंचय करितो व देवविषयक बाबतींत धनवान 
नाही तो तसाच आहे. 
चिंतेबाबत इशारा 

. २२ तेव्हां त्यानें आपल्या. दिष्यांस म्हटलें, यास्तव मी 
तुम्हांस. सांगतो, आपण काय खावें 'अशी जिबाविषयी, 
अथवा आपण काय पांधरावें अशी आपल्या शरीराविषयी, 
काळजी करूं नका; २३ कारण अभ्रापेक्षां जीव व वल्लापेक्षां 


झरीर कांहीं विद्षेष आहे. २४ कावळ्यांकडे लक्ष द्या; तें 
पेरीत नाहींत व कापणीदि करीत नाहींत; त्यांस बळद माही 
व कोठारहि नाहीं; तरी देव त्यांचें पोषण करितो;. पक्ष्यां- 
पेक्षां तुम्ही किती तरी श्रेष्ठ आहां ! २५ तर्सेच काळजी 
करून आपल्या आयुष्याची दोरी हातभर. वाढवावयास 
तुम्दांमध्यें कोण समर्थ आहे ? *२६ यास्तव अति लहान 
गोष्ट देखील तुमच्यानें होत. नाहीं तर वरकंढ गोष्टींविषयी 
कां काळजी करितां ६. २७ भूकमळें कशीं वाढतात हें 
लक्षांत -आणा; तीं कष्ट करीत नाहींत; व कांतीतहि नाहींत; 


"मी. तुम्हांस सांगतो, शलमोन देखील आपल्या सर्व वैभवांत 
-त्यांतल्या एंकासारिखाहि सजला नव्हता. २८ रानांतर्ठे 


गवत जें आज आहे व उद्यां भट्टीते पडते. त्याला जर देव 
असा पोषांख घालितो, तर अहो अल्पश्रद्धावान्‌ जनहो, तो 
किती विशेषेकरून तुम्हांस घालील £ २९ तसेंच काय लावे 
किंबा कांय प्यावे यांच्यामागे लागूं नका अगर अस्वस्थ: 

चित असूं. नका. २३० कारण जंगांतील रोष्टें ह्या: सर्व 


गोष्टींच्या मागे खागतात; परंतु तुम्हांस त्यांची गरज आहे. 


हें तुमच्या पित्यास ठाऊक आहे. : ३१ तर तुम्ही. त्याच्या 
राज्याच्या मार्गे रागा, म्हणजे त्याबरोबर हीहि तुम्हांस 
मिळतोल. ३२ हे:लहान कळपा, मिळं नको; कारण तुम्हांस 
राज्य द्यावें हें तुमच्या पित्याला बरें वाटतें. ३२ जें तुमने 
आहे तें विकून दानधमे करा; जीण न होणार्‍या :'थेल्या, 
तसेंच स्वर्गातील. अक्षय घन, -आपणांसाठी करून ठेंबा& 
तेथें चोर येत नाही. व कसर लायत नाहीं. २४ जेथें. तुमचें 
धन आहे तेथें तुमचें मनहि लागेल... - 

जाग्रतीची आवद्यकता, बघ इमानी 

:-.. .. कारभाऱ्याचा दृष्टांत : 

३५ तुमच्या कमरा बांधिलेल्या व दिवे लाविलेळे असा- 
बेत; ३६ घनी येऊन दार ठोकील तेव्हां आपण त्याजसाठीं 
तत्काळ उघडावे म्हणून, तो लमाहून माघारा येण्याची वाट 
पाहत बसणाऱ्या. मनुष्यांसारखे तुम्ही व्हा. ३७ घनी येऊन 
ज्या दासांस जागृत असलेलें. पाहीलं ते धन्य; मी तुम्हांस 
खचीत सांगतो कीं तो कमर बांधून त्यांस जेवावयास क्स- 
वील. आणि येऊन त्यांची सेवा करील. ३८ तो रात्रीच्या 
डुसर्‍या'किंवा तिसच्या प्रहरी येऊन त्यांस असें पाहील तर. 


८३ 


अ० १२९४३१८-१३:६ 











"घटकेस चोर येईल. हें घरधन्याठा कळलें असतें, तर तों 
जागत राहिला, असला, आणि त्यानें आपर्ठे. घर फोडू दि्ें 





ते घत्चःआहेत.. १९ आणली हे समजत, घ्या शी समपर | “जाहेबिल्क ब्या,? असुबिसय तूत जोस मद. २९ आणखी हें संमजून च्या की अमक्याः ! “ मातेविरूद्ध कन्या,” सासूविरुद्ध सून व.“ सुनेबिरुद सासू ' 


अशीं तीं विभक्त होतील 
५४ आणखी तो लोकसमुदार्यांसहि. म्हणाला, 


नसते. '«० तुम्हीहि सिद्ध असा, कारण तुम्हांस वोटत नाहीं | तुम्ही ढव पश्चिमेकडून वर' येतांना पाहतां तेव्हा लागलेच 


त्या घटकेस :मनुष्याचा पुत्र येईल. . 

४१ तेव्हां'पेत्राने म्हटलें, प्रभुजी, हा दाखला आपण 
आम्हांस सांगतां किंवा सर्वासहि सांगतां ? ४२ तेव्हां 
प्रभु म्हणाला, आपल्या परिवाराला यथांकालीं शिंघासामग्री 
द्यावयास ज्याला घन्यानें नेमिळें आहे असा 'ब्रिघापू द 
निचारशील कारभारी. कोण £ ४५२३: ज्या. दासाला- त्याचा. 
धनी येऊन तसें करितांना पाहील तो धन्य. ४४ सी 
ठुम्हांस .सत्य: सांगतों. कीं त्याला -तो. आपल्या सर्वेस्वावर 
नेमील;.. ४५ परंतु :-आपला. घनी. येण्यास . उश्लीर लागेल 
असें. तो. दांस. आपल्या : मनांत. . म्हणून : : चाकसंस 
-वःचाक्ररिणींस मारू. लागेल, आणि खाऊंपिऊं व मस्त होऊं. 
लोगेल;.४६. तर तो बाट पाहत नाहीं त्या दिवशीं व. त्याला 
 खंऊक नाही (श्या घटकेस.त्यादासाचा धनी येऊन त्याला 
कापून टांकीळ, आणि अविश्वासू लोकांबरोबर त्याचा वांटा 
नेमील. ४७ आपल्या धन्याची इच्छा काय आहे हे माहीत 
असून ज्या: दासाने तयारी केली . नाहीं व' त्याच्या 
इच्छेप्रमाणे. कृति केली नाहो तो फार. फटके खाईल; ४८ 
परंतु ज्यानें फटके मारण्याजोगीं कृत्यें, माहिती नसल्यामुळें 
केलीं, ते थोडके खाईल. ज्या: कोणाला कार दिळें 
'त्याजजंधळून फार मागण्यात येईल, आणि ज्याच्याजवळ 
फार ठेविलें आहे त्याजजवळून फारच फार मागण्यांत येईल. 

४९ मी शथ्वीवर भाग लावण्यास आलों आहे, ती 
येन चुकली असती तर किती बरें होतें £ :७० 
बािस्मा घ्याचयाचां भाहे, तो केव्हां परिपूर्ण होईल अज्ञा 


-मोग्या पेचांत मी पडलो आहें ! ५१ मी एंथ्वीवर शांतता 


करावयास आलों आहें असें तुम्हांस वाटते. काग £ मी 


तुम्दांस सांगतों, ' नाही; तर फूट करावयास; ५२ | 


आतांषासून एका धरांतील पांच जणांत, दोघांविरूद तिघे 
व तिघांविर्द .दोघे असे विभक्त होतील. *५३: पुत्रविरुद 
पिता व *पित्याविशषद पुत्र, 


म्हणतां, सर येत आहे; आणि तसें. घडते. ५५ दक्षिण 
वारा सुटतो तेव्हां तुम्ही म्हणता, कडाक्य़ाचा उष्मा होईलं. 
आणि तसें घडते. ५६. अहो ढोंग्यांनो, तुम्हांस पृथ्वीवरील 
व -आकासांतील लक्षणांचा अर्थ काढितां येतो, तर ह्या 
समयाचा अर्थ तुम्हांस कसा काढितां येत नाहीं £ ५७ 


: आणखी जे यथार्थ आहे. ते तुम्दी आपणच कां ठरवीत 
.नाहीं £ ५८ तू -आपल्या . वाद्याबरोबर अधिकाऱ्याकडे 
जावांना , बाटेंतच .त्याजपासून सुटावयाचा यत्न . कर;. 


नाहींतर कदाचिव तो तुला न्यायाधीशाकडे ओदून नेईल; 
न्यायाधीदा तुला दिपायाच्या हातीं देईल, . व शिपाई तुज. 


 बंदिशाळेंत घालील. ५९ मी तुला सांगतों, तूं, झेवटली 


येलीहि फेडीपर्यंत तेथून सुटणारच नाहींस. . 
१ त्याच समयी तेथें असणार्‍या कित्येकांनी 
१ ३ त्यात, ज्या गालीलकरांचें रक्त पित्रतानें त्यांच्या 
यज्ञांत . मिश्रित केलें होतें, त्यांजविषयी 
सांगितर्े. .२ त्यानें त्यांस उत्तर दिलें, या. गालील- 


| असें दुःख भोगिळे यावरून दुसर्‍या सवे 
. गाळीलकरांपेक्षां... ते पापी होते असें तुम्हांस वाटतें 


काय १ - ३ .भी: तुम्हांस सांगतों, नव्हते; तरी पण तुम्हीं 
पश्चात्ताप न केल्यास सवे त्याप्रमाणें नाश. पावाल; 
४ किंवा ज्या अठरा जणांवर दिलोहांतील बुरूज 
वहून त्यांचा घात झाला, ते. यश्ठाळेमांत राह- 


मला | णाऱ्या. सव मनुष्यांपेक्षां अपराधी. होते असें तुम्दांस 


वाटतें. काय£ ५ मी तुम्हांस सांगतो, नव्हते; तरी 
पण तुम्ही पश्चात्ताप न केल्यास सर्व तसाच नाझ 
पावाल. ढे न 
निष्फळ अंजिराच्या झाडाचा दृष्टांत 

६. स्मानें हा दाखला सांगितला : कोणाएकाचें द्राक्ष- 
मळ्यांत लाकिलेळें अंजिराचें. एक झाड होर्ते;: त्यावर 


कन्मेबिर्दध . माता. व | तो फळ पाहावयास आला परंतु त्याला मिळले माही. 


दड 





न माळ्याला म्हटले, पाहा, मी आज तीन 
' वर्षे:या' अंजिरावई. फळ पाहावयास येतों. परंतु मला 
काहही* आढळत नाहीं; तें तोडून टाक; भूमीला उगाच 
भार तरी  कांरअसांवा £ ८ तेव्हां त्यानें त्याला 


उत्तर दिलें, महाराज, यंदाचेंहि वर्षे तें असूं द्या, 
म्हणजे: मी: त्याच्याभोवतं खणून खत घालीन; ९ मग 1. 
नाहींतर आपण ते. 


त्याला फळ आळे तर बर्रे; 
तोहृून टाकावें. - 

शब्बाथ दिवशीं रोगमुक्त केलेली बाई 

१० तो शब्बाथ दिवशीं एका सभास्थानांत 
शिकवीत होता. ११ तेव्हां पाहा, जिल अठस वर्षें 
विकाराचा आत्मा लागला होता अश्ली एक खरी तेथें 
होती; ती कुबडी असल्यामुळें. तिला अगदी उभे 
राहवत नसे. १२. तिळा. येश्चूनें पाहून बोलांवून 
म्हटलें, बाई, तं. आपल्या विकारापासून मुक्त झाली 
आहेस. १३ त्यानें तिजवा हाते ठेवितांत्र *ती सरळ 
झाली व देवाचा महिमा. वर्णू ज्मंगली... १४ येशनें 
शब्बाथ. दिवशीं रोग. बरा केळा म्हणून सभार्यानाचा 
अधिकारी संतप्त होऊन . लोकससुदायाला म्हणाला, 
करण्याचे असे सहा. दिवस आहेत; तर त्यांत. येऊन 
बरे होऊन जात जा, शब्बाथ दिवशीं येऊं नका; १५ 
परंतु. प्रभूर्ने त्याला. उत्तर दिटें, अहो ढोंग्यांनो, . तुम्हां” 
तील (प्रत्येक. जण आपला. बैल. (किंवा गाढव... शब्बाथ 
दिवशीं ठाणावरून. सोडून पाण्यावर - नेतो. की. नाहीं £ 
१६ ही 'तर. अम्नाहामाची कन्या. आहे; पाहा, . हिला 
सैत्रानानें अठरा, वर्षे. बांधून ठेविलें होते; हिला या 


बंधनापासून:.तज्बाथ. दिवशीं सोडनिरणे. योग्य नव्ह्ते: ; 


काय:१ .$७ तो. हें बोलत असतां त्यांचे से विरोधी: 
लब्हित झाळे; -आणि : जीं गौरवयुक्त कृत्ये. त्य़ाजकहून 
होत .होतीं ..त्या.. सर्वामुळे सवे ळोकसमुदायानें :-आनंद 


मझहइरीच्या दाण्याचा व: खसिर्या डष्टांत 

$८ ह्यावरून: तो. म्हणाला, . देवाचें:-राज्यः कशासारखे 
आहेः? .मी.त्याला. कशाची उपमा द्वेऊ £ १९ तें मोह 
रींच्या.. दाण्यासांरिखें.. आहे; तो. एका * मनुष्याने - घेऊन 


| आपल्या मळ्यांत पेरिळा,. मग' तो वाढून झाड :झाळाड 


अर १३५७-३३ 





आणि “ आकाझांतील पाखरे त्याच्या फांदात.. बरसत 
राहू लागलीं. ? ध 

२० तो पुनः म्हणाला, मी देवाच्या: राज्याला: कशाची 
उपमा; देऊं ? तें .खमिरासारखें. आहे; २१ ते फकूु-स्रीनें 


२२ तो शिक्षण देत नगरोनगरीं व गांवोगांवी फिरत 
फिरत -यरुलेमाकडे चालला. २३' तेव्हां कोणीएकानें 
त्याला म्हटलें, प्रभुजी, तारणप्राप्ति होत असलेले लोक 
थोडे आहेत कीं काय २. २४ तो त्यांस म्हणाला, अरुंद 
दरवाजाने आंत जावयाला .. जोराचा यत्न करा; क्रारण 
मी तुम्हांस सांगतो,. पुष्कळ ळोक आंत .जावय़ास. पाहतील, 
परंतु: त्यांच्यानें. जाववणार. चाही. २५ एकदां घरधन्यानें 
उठून. दार बंद केलें.म्हणजे 'तुम्ही बाहेर उभे राहून “व 
दार; ठोकून म्हणं. लागाल, प्रभुजी, आम्हांस उघडा; तेव्हां 
तो तुम्दांस उत्तर :देहेल, तुम्ही कोठळे आहां, हें. मला 
माहीत. नाहीं; २६ तेव्हां - तुम्ही म्हणू लागाळ, आम्हीं 

खाढ्ेंप्याले, आणि तुम्ही. आमच्या मागोवर 


तुमच्यासमक्ष 
- शिक्षण दिलें; २७ परंतु तो म्हणेळ, मी तुम्हांस. सांगतों 


तुम्ही कोठले आहां. हें मला माहीत नाहीं; ." अहे सर्वे 


. अधर्म करणाऱ्यांनो, .तुम्दी मजपासून दूर व्हा.?. २८ तुम्ही 
जेव्हा. अन्नाहास, इसहाक, याकोब व. सर्व. संदेटे यांस 
* देवाच्या “सज्यांत: :असलळेले व: .स्त्रतःस : बाहेर टाकण्यांत 


आलेले पाहाल, तेव्हां .रडणें व दांतखाणे. चालेल: २९ 


पूर्वेकडून, :पश्चिमेक्हुन,२ अतरेकडनू: त. .दक्षिणेकडन, लोक 
येऊन ्रेबाच्य़ सज्यांत:बसतीड; 3 झाड पाहू, जे 


' पहिले. होतीद:-असे कांहीं -घेवटळे आहेत, आणि. झेवटळे 
. होतीछ भसे. क्ांहीं-वहिळे आहेत, 
१ हरतेकाच बेर. 


. मळत तकात पटकेल-मिल्येक्::पस्नही येऊच - त्यात्या 


म्हणांके; शबूतरकिंवूवः जॉ £:क्रारण हेसेद!तुस्द्वांता जिवे 


। सारावयाल::-वाहत आभाहे;; २२- त्यातें त्यांस -म्हळले;: त्या 
| खोकबाला:-जाऊन -सांधा, पाहा, मी. आज व. उद्यां भूतें 
3 र 


१३५३१२--१७:२२ ल्क 
न्न प्या व::रोग बरे करितो, आणि तिसऱ्या दिवशीं मी | केलें तो येईल तेव्हां तुला. म्हणेल, मित्रा, वर येऊन बैस. 
परिपूर्ण होईन.. ३३. तरी मळा आज, उद्यां व परवां पुढें म्हणजे तुझ्याबरोबर भोजनास बसलेल्या सर्वासमोर तुझा 
चाललें पाहिजे; कारण यरुछलेमाबाहेर संदेषट्याचा नाश | मान होईल.. *११ कारण जो कोणी आपणाला:उंच करितो 
झाला असें व्हावयाचे नाहीं. तो नीच केला जाईल; वु. जो आपणाला नीच करितो 
- यरंदालेमाची स्थिति पाहून केलेला विलाप - | तो उंच केला जाईल. 

३४ यस्दंठेमा, यरछलेंमा, संदेष्टयांचा धात. केरेणाऱ्यां १२९ मग ज्यानें त्याला आमंत्रण केलें होतें त्यालाहि 
व तुझ्याकडे पाठविलेल्यांस दगडमार “करणाऱया! जशी | तो म्हणाला, जेव्हां दुपारची किंवा संघ्याकाळची जेवणावळ 
.कोंबडी आपलीं पिले पंखांखालीं एकवट करिते. तसें तुझ्या । करिक्षील तेव्हां तू. आपले मित्र, आपले भाऊ, आपले 
मुलांबाळांस एकवट करावयाचें किती तरी -देळां माझ्या । नातलग किंवा धनवान शेजारी यांस बोलावू. नको; 
मनांत आलें; पण तें तुमच्या मनांत आलें नाहीं !:३५ पाहा, | बोलाविल्यास कदाचित्‌ तेहि तुळा उलट भ्षामंत्रण करतील, 
“तुमचें धर तुम्डांकरितां ओसाड असें. पडे आहे; द्नी | व तुझी फेड होईल. १२ तर त मेजवानी करिज्ञील तेव्हां 
तुम्हांस सांगतो कीं ' प्रभूच्या नामाने येणारा तो धन्यवादित ? | दरिदी, व्यंग, लंगडे व अंधळे यांस आमंत्रण कर; १४ 
असें म्हणाल, तोंपर्यंत. तुम्ही. मला पाहणारच -नाहीं. म्हणजे तूं धन्य होशील. तुझी .फेड करावयास त्यांजजवळ 
शब्बाथ दिवक्षीं जलोदऱ्याला बरं करणे. .. कांहीं नाहीं; तरी धार्मिकांच्या पुनरुत्यानसमयीं . तुझी 
"“ 7. तो एका झेब्बाथ दिवशी परूत्यांतील कोशरौ- | फेड होईल. । । 
१ ७ एका अधिकाऱ्यांच्या घरीं भोजनास 'गेला,. तेव्हा लझांच्या जेवणावळीचा दृष्टांत 
असें झालें कीं ते त्यांच्या जपणीस बसले होते; | १५ मग त्याजबरोबर भोजनास बसलेल्यांपैकीं कोणा- 

२ आणि पाहा, तेथें त्याच्यासमोर जलोदर झालेळा कोणी । एकानें या गोष्टी ऐकून त्याला म्हटलें, जो देवाच्या राज्यांत 
मनुष्य होता. ३ येशूने शार्यांस व परूड्यांसं विचारिठें, | अन्न खाडेल तो धन्य. १६ त्यानें त्याला म्हटलें, कोणाएका 
शब्बाथ दिवशीं रोग बरे करणें योग्य आहे किंवा नाहीं £ | मनुष्यानें संघ्याकाळची मोठी जेवणावळ केली, तेव्हां बहु-. 
४ तेव्हां ते गप्प राहिले. मग त्यानें त्याला धरून बरें | तांस आमंत्रण केठें; १७ आणि जेवणाच्या वेळेस, आतां 
केलें व॑ लावून दिलें. ५ मगं त्यानें त्यांस म्हटले, तुमच्या- | या, तयारी झाळी आहे, असें आमंत्रितांस. सांग्वयाडा 
पैकी कोणाचा मुल्गी [कंवा बेल बिहिरींत पडंठी तरःतो | त्याने-आपल्या एका दासास पाठविलें. १८ तेव्हां ते सर्व 
त्याला शब्बाथ दिवशीं तत्क्षणी बाहेरंकाढणार नांही काय? | जण सारखेच निमित्त सांगूं लागळे. पहिला त्याला म्हणाल; 
६ तेव्हां: त्यांच्याने त्याला'त्या प्रश्नाचे उत्तर देववेनॉ: :- : । मीं शेत विश्वत घेतें. आहे, तें मला जाऊन पाहिलें पाहिजे 
नश्रेता ब॑ आतिंथ्यशीकछता मी तुला. विनंति करितों, मला क्षमा असावी. १५ दुसरां. 

- ७ तेव्हा आमंत्रित लोक मुख्यंमुख्यं 'झसेर्ने कशी ! म्हणाला, मीं बैलांच्या पांच जोब्या विकत घेतल्या आहेत. 
निवडून घेत होते हे. पोहून तो त्यांस दाखा. देऊन त्या मी तपासावयाला जातों; मी तुला विनंति करितों, मला 
म्हणाला: ८ कोणी तुला ल्मांच्या मेजवानीच आमंत्रण । क्षमा असावी. २० आणखी एक जण म्हणाला, मीं बायको 
केलें तर सुख्य आसनीं बसूं नको; कदाव्वित तुजहूंन मोठ्या | केली आहे, म्हणून माझें येणें होत नाहीं. २१ मग त्या 
योग्यतेच्या कोणाला त्याने आमंत्रॅण केळं असेल; “९ मग | दासाने. येऊन आपल्या धन्याला हें वर्तमान सांगितलें, 
ज्यानें तुला वे त्याला आमंत्रभ केळे. तो येऊन तुला म्हणेल, तेव्हां घरधनी -तगावून <आपल्या दासाला म्हणाला, नग- 
याला जागा:दे; तेव्हां तू: लाजेने अगदी खाऊच्या आगेवर । राच्या रस्त्यांत ब.गळयांतःलवकर जा, आणि दररिदी, व्यंग, 
जाऊन बेसंक्षील. १० तुला आमेत्रभ असल्यास -अगदीं । अंधळे व लंगडे यांस इकडे आण. २२ दास'म्हणाला, महा- 
खालच्या जागेवर जाऊंन बेस; म्हणर्जे ज्यानें शुंख-आमंत्रण । राज, आपण आहा केल्याप्रमाणे झाठें आहे, तरी अद्यापि 
८६ 














जावें म्हणून सडकांवर व कुंपणाकडे जाऊन लोकांस आग्रह 
"करुन आण; २४ कारण मी तुम्हांस सांगतों कीं त्या आमं- 
उत्रेत मबुष्यांवून एकहि माझ्या जेवणांतलें- कांहीं चाखणार : 


ठा खरे शिष्य कोण? ) 

२५ त्याच्याबरोबर मोठे लोकसंसुदाय चालले होते; 
तेव्हा-तो. त्यांजकेडे वळून म्हणाला, २६ जर कोणी मज- 
कडे येतो आणि आपला बाप, आई, बायको, मुलें, भाऊ 
य बहिणी यांचा आणि आपल्या जीवाचाहि द्वेष करीत 
नाहींतर त्यांला माझा शिष्य होतां येत नाही. २७ जो 
कोणी आपला वधस्तंम घेऊन. माझ्यामायें येत नाहीं त्यांला 
माझा शिष्य 'होतां येत नाहीं. २८ बुरूज बांधावयाची 


इच्छा असतां पहिल्याने बसून व खर्चाचा अंदाज करून | 


आपल्याजवळ तो पुरा' करण्याइतकी ऐपत-आहे कीं काय 
.हॅं पाहत नाही असा तुम्हांत कोण- आहे £ २९ नाहीं तर. 
-'कदाचिव्‌ पाया घातल्योवर त्याच्याने तो जर पुरा करवला 
नाहीं, तर सवे पाहणारे लोक त्याचा उपहास करून म्हण- 
तोल; ३० ह्य मनुष्य बांधू ठागला: परंतु ह्याच्यानें तो पुरा 
करवल्या नाहीं; ३१ अथेवा असा'रोजा कीण आहे कौं तो 
'दुसऱ्या राजोबरोषर लढाईत ':सांमंना करण्यास निघाला 
असतां 'पहिल्यानें बसून विचार करीत नाहीं कीं जो वीस 
हजार घेऊन मजवर येतो. त्योजेवर माझ्याने दहा हजारां- 
निशीं जाववेल काय १ ३२ जर नाहीं, तर तो दूर्‌ आहे तोंच 
वकिल्बंस पाठवून सल्लयाचें बोलणें लावितो. ३३ तर त्या- 
प्रमाणें तुम्हांतील जो आपल्या सर्वस्वाचा परित्याग करीत 
नाहीं त्याला माझा दिष्य होतां येत नाहीं. ३४ मीठ हा 
सांगला पदार्थ आहे; पण मिठाचा खारटपणाच गेला तर 
त्याला शचि कशाने येईल £ २५ तें जमिनीला किंवा खताला 
उपयोगी नाहीं; तें टाकून देतात. ज्याला ऐकावयास कान 


आहेत तो ऐको. 
क हरवलेले मेढरूं 
१ सवे जकातदार वः पापी लोक त्याचें ऐका- 


अ० १४१९२९-१५१६. 


विवा लोबह शाााशाााबबबबाबाजुजाबवव व अशुवाआऑऑशशाशाशााधाान्बबाबबाञाबाबाावबडजब क के गवव च क न ऱ् 
-जाया आहे. २३ धनी दासास म्हणाला, मार्झे घर भरून (२६ पापी लोकांचा स्वीकार कहून त्यांजबरोबर जेवतो. 


३ मग त्याने त्यांस हा दाखला सांगितला : ४ तुम्दा- 
मध्यें. असा कोण मनुष्य: आहे की. त्याच्याजवळ. शंभर 
मेंढरे असतां त्यांतून एक हरवले, तर तीं नबव्योण्णने रानांत 
सोहून देऊन हरवलेले. सांपडेपर्यंत त्याचा झ्ोघ . करीत 


: | नाहीं १ ५ तें सांपडल्यावर तो ते. आनंदानें खांद्यावर घेतो; 


६ आणि घरीं येऊन मित्रांस व ज्ेजाऱ्यांस बोलावून त्यांस 
म्हणतो; माझें हरवळेळं मेंढरूं सांपडलें. आहे म्हणून माझ्या- 
बरोबर आनंद करा. '» त्याप्रमाणें ज्यांस: पश्चाततापाची गरज 
चाही. अशा नव्याण्णव धार्मिकांबद्दल- होणाऱ्या-आनंदापेक्षां 
पश्चाताप करणार्‍या. एका पापी मनुष्याबद्दल स्वर्गीत अधिक 
आनंद होईल, हें मी तुम्हांस सांगतो. : . 
हरवलेले नाणे 

< तसेंच, अशी .ख्री कोण आहे कीं तिच्याजवळ दहा 
पावल्या असता त्यांतून एक पांवॅली हरवली: तर दिवा 
लावून वे घर झाडून ती सांपडेपर्यंत “मन त्मवून शोध 
करीत राहत नाहीं १ ७ ती सांपडंल्यांवर ती मेत्रिणींसः व 
शेजाऱ्यांस बोलावून म्हणते, माझी हरवलेली पावली मला 
सांपडली; म्हणून माझ्याबरोबर आनंद करा. १० त्याप्रमाणें 
पश्चात्ताप करणार्‍या ऐका पापी मनुष्याबद्दल देवाच्या दूतां- 
समोर आनंद होतो; हे. मी तुम्हांस सांगतो. . 

११ आणखी तो म्हणाल, कोणाएका मनुष्याला दोन 


'मुलंगे होते; 4२: त्यांतील धाकटा बापाला म्हणाला; बाबा, 


मालमत्तेचा - माझा वांटा मला द्या. तेव्हां त्यानें 
त्यांस आपली संरपति वांटन दिली. १३. मग फार 
दिवस झाले नाहींत तों ' धाकटा मुल्या सवे जमा 
करून दूर. देशीं गेला; आणि तेथें त्यानें चैनबाजी 
करून आपली संपत्ति उडविली. १४ त्यानें आपलें सर्व 
खर्चून टाकिल्यावर त्या. देशांत मोठा दुघ्काळं पडला; तेव्हा 
त्याळा : अडचण पडूं लागली. १५ ममं तो त्या देशांतील 
एकां रहिवाऱ्याजवंळ जाऊन त्याला: चिकहून राहिला; 
त्यानें त्यांला आपल्या शेतांत डॅकरें चारावयास पाठविलें. 


दु ष्र वंयास त्याच्याजवळ येत होते. २ तेव्हां. पंरूशी | १६ तेव्हां ज्या झेंगा, डुकरे खात असत त्यांतल्या तरी 


८७ डी 


वब शात्री या उभयतांनी अज्नी कुरकूर केली कॉ ' खाऊन पोट भरावे असें. त्याला वाटलें; त्याला कोणीं 


अ ६५१६७१६१११ श्क्क 


टा णा म ज्यधन दिलें : नाहीं... 3७ नंतर तो. :छुद्धीवंर येऊन. ! त्याच्यासाठी पोसलेले. वासरू कापिें.. २१ त्यार्ने 
महणाला, माझ्या. . बापाच्या. किती : म्रोलकऱ्यांस.. भाक- | त्य़ा म्हटलें,. बाळा, तूं : माझ्याबरोवर-नेहमींच-आहेस, 
रीची रेलचेठ- आहे:! 'भाणि:-सी एथे भुकेने : मरता. जें कांहीं माझें आहे. ते सर्व. तुझेंच. आहे; २२ तरी 
१८:-मी. उठून आपल्या. बाप्राकडे जाईन व त्याख | उत्साह. व. आनंद करणें हे. योग्य. आहे, द्दा 
म्णेन, बोंबा, . मीं. स्वर्गाधिर्दः व- तुमच्या. दृष्टीने पाप | तु|ा भाऊ मेळा होता, तो जिवंत झाला आहे; हस्वदा 








केळे. आहेः: १९: आतों : तुमचा : पुत्र. म्हणवाळ्य़ास । होता तो सांपडला आहे. 
मी:. योग्य नाहीं; - आपल्या. एका:-मोरूकर्‍याप्रमार्णे अला । अन्यायी कारभारी - 
ठेवा.» २०5मगः- तो उठून आपल्या: बापाकडे. गेला. १ त्याने किष्यांसहि : म्हटळें; ,कोणीएक 


तो दूर. आहे इतक्यांत "त्याच्या बापाने त्या 'महिळें। 96१ श्रीमंत मजुध्य होता. व. त्याचा. घुक कारभारी 
आणि कळवळा; येंऊनः तो 'घावत गेला; त्यावें:-त्यांध्स होता; त्याजवर, हा . सुसचें: इृब्य * उडवितो; 
गळयते मिठी धातली : वः त्याचे पुष्कळ “मुकेरचेतळे. । असा. आरोप त्याकडे करण्यांत आला. : :२ : तेव्हां त्यानें 
२१ मुलगा त्याला. म्हणाला; . बाबा, ममी: स्वमोविरुद व | त्याला बोलावू म्हटलें, तुजविषयी मी हे. कास ऐकतो. तू 
तुमच्या दृष्टीने पाफक्रे्ले: आहे; :आणि आतां तुंमचा । आपल्या-::कारभाराचा हिशोब. ठे; कारण यापुढें तुला 
पुत्र 'म्हणबावसीस अ योग्य :नाहीं; /%२ 'पॅणे - बापाने | कारभार पाहावयाचा: नाहीं, ३ मरा. कास्भाऱ्याने आपल्या 
क्षाप्रेल्या- दांस्थेखत:: सांगितलें; लवकर: उत्तम: कंगा "आणून '! :मनांत.- म्हटळें,--माझा -'घनी. .मजपासून. कारभार... काहून 
्राछा यासा; 'आणि:: याच्या हतात, श्षंगठी. डर फ॒यांल !|-घेणार: आहे, तर मी. काय; करूं £. खणावयास मला आक्ति 
जोढां-:घोळा;.- २३. पोपळेलें)- वास: एभ्षाणूनः कापा, । न्नाहीं; भीक मागाबयास, लाज-वाटते. ४ तर कारभारषरून 
आपण खाऊं आणि :उत्साह ;: करूः-< २४: कारण: . हा  काढित्यावर लोकांनीं मल्या आपल्या. धरांत घ्यावें म्हणून सी - 





वि 


उत्साह करूं लागेठे:- २५ त्यावा:वर्ीर सुल्या > झेतांत : : म्हटलें, माझ्या धन्याचे, तुला क्रिती देणे आहे :.:.६. तो 
होता; तो. घराजवळ'- आला. तेव्हां त्याने वादे व. | जाऊ, - शभर अण. तेळ., त्यानें त्याला म्हटळें,.. हय तुझा 
मृत्य : ऐकळें::. २६ “तेव्हां त्याने... एकर - चाकराठाः बोला- .. लेख..चे. झाणि..उवकर बसूच, यावर पन्नास मांड, ७. नंतर 
बून वि्यारिळें, .हें..:काय - चालळें,झाहे. 2 35५ त्यानें .. दुसर्‍याला बहरले, तुला किती देणें आहे.? _तो.. म्हणाला, 
त्याला. .सांगितलें;: आपत्य भाऊ:: आळा;; भाहे>-- आणि ' रांभर-खड्या गडूं.. तो त्याळा. म्हणाळा, हा तुझा ठेख घे व 
तो. आपल्या वडिलांना सुखरूप मिळाला -उद्यून त्यांनीं : ऐशी मांड....८..अन्यायी कारभार्‍याने . झहाणपण.. केलें 
थोसलेळें वासरूं.कापिलें आहे. :: २८ ..तेव्हां तो, रागूवून ' यावरून धन्वात्ते..त्याची :वाहवा. क्रेली;..या .सुगाचे पुत्र 
आंत. जाईना, , म्हणून त्याचा बाप, बाहेर येऊव त्याची . स्वजातीविषयी प्रकाशाच्या पुत्रांपेक्षां शहाणे असतात. 
समजूत  <घाळे. लागला; : २५ प्रक त्याने, बापाला. . , खंपत्तीचा सदुपयोग 

उत्तर दिलें: पाहा, मी इतकीं : वर्षे - तुमची: 'सेनाचाकरी . : आणखी मी तुम्हांस सांगतों,- अन्यायाच्या. धनाने 
करीत आहें, :आणि तुमची : एकहि. . आक्ञा: मीं .:कधीं तुम्ही आपणांसाठीं मित्र जोडा; यासाठीं कीं तें नाहींसें होईल 
मोडिली नाहीं;> तरी--म्री आपल्या :मित्रांबरोबर :उल्साह . तेव्हां त्यांनीं तुम्हांस चिरकाळ टिकपयाऱ्या वस्तींत घ्यावें. १० 
करावा,.. म्णून तुम्हीं :मुदा कधीं करूंहि दिळें. ताही; , जो.अथदी अल्प गोष्टीविषयी विश्वासू .तो पुष्कळाविषयींहि 
३० :परण.. ज्यानें. तुमची संपत्ति-- कसविणींबरोबर. श्वाऊन : व्रिश्वासू आहे, आणि. जो अगदीं अल्प गोटीविषयीं अन्यायी 
य्ाकिली तो झा; तुमचा; सुलगा आहा. तेव्हां, तुम्ही पुंष्कळाविषयींह्रि अन्यायी _आहे. ११. यास्तव तुमही 


ड्ढ 








घनाविषयी' विश्वासू न झालां तर जें खरें धन 
सें-मुमद्दांलां कोण सोपून देईल £ १२ आणि जें दुसऱ्याचे 
त्याविषयी तुम्ही विश्वासू न झालां तर जें तुमचें स्वतःचे 
तें तुम्हांस कोण देईल £ १३ कोणत्याहि चाकराल्य दोन 
खेन्यांची चाकरी करितां येत नाहीं; कारण तो एकाचा द्वेष 
करीळ व. दुसऱ्यावर प्रीति करील; अथवा एकाला धरून 
राहील व दुसर्‍याला तुच्छ मानील. तुम्हांला देवाची आणि 
धनाची सेवा करितां येत नाही. 
परूद्यांचा निषेधे-करण्यांत येतो 
१४ हें सवे ऐकून धनलोभी परूऱ्र्‍यांनीं त्याचा उपहास 
केला. १५ त्याने त्यांस म्हटलें, तुम्ही आपणांस मनुष्यां- 
समक्ष धार्मेक. ठरवून घेणारे आह्वां, परंतु देव. तुमची 
अंत:करणें ओळखून घेतो; मनुष्यांस: जें उच असें वाटतें 
तें देवाच्या दृष्टोने ओंगळ आहे. १६ योहानापर्यंत नियम- 
आात्न व संदेटे होते; तेव्हांपासून देवाच्या राज्याची 
सुवाती गाजविली जात आहे, आणि प्रत्येक मनुष्य त्यांत 
नेटाने प्रवेश करितो. १७ नियमद्याक्ञाचा एक फाटा रद्द 
होण्यापेक्षा आकाश व एथ्वी नाहींशी होणें हें सोर्पे आहे. 
१८ जो कोणी आपली बायंको टाकून दुसरीबरोबर 
लम करिती तो व्यमिचार करितो; आणि नवऱ्याने 
दाकिलेल्या बायकोबरोबर जो लभ करितो तो व्यभिचार 
करितो. - 
श्रीमंत माणूस व भिकारी लाजार 
१९ कोणीएक श्रीमंत मनुष्य होता, तो जांभळी -व 
फ़ार बारीक सुताची वत्रें घालीत असे, आणि प्रतिदिवशीं 
थाटामाटाने ख्याठीखाली करीत असे; २० त्याच्या 
दरवाजाजवळ लाजार नांवाचा फोडांनीं भरलेला एक दरिद्री 
टाकण्यांत आला होता; २१ त्या श्रीमंताच्या मेजा- 
वरून खालीं पडेल त्यावर आपलें पोट भरावे अश्ली 
त्याची इच्छा होती; आणि कुत्री येऊन त्याचे फोड 
चाटीत असत. २२ पुढें असें झालें कीं तो दरिदी 
मेला, आणि देवद्तांनीं त्याला अन्राहामाच्या उराजवळ 
नेऊन ठेविलें; श्रीमंतहि मेला व त्याला पुरले. २३ 
मगर तो अधोलोकांत यातना भोगीत असतां त्यानें 
आपली दृष्टि वर करून अन्नाह्मम व त्याच्या ठरा- 


८५ 





अ० १६५११-१७४ 





जवळ असलेल्य लाजार यांस . दुरून पाहिंटे, शह 
तेव्हां त्यानें हाक भारून म्हटलें, .. हे. बापा. अत्रा- 
हामा, मजवर दया करून लाजाराला पाठीव,) यासाठीं 
कीं त्यानें आपल्या बोटाचे टोक पाण्यांत बुचकळून 
माझी जीभ थंड करावी; कारण या जाळांत मी 
क्लेश भोगीत आहे. २५ अब्राहाम म्हणाला, मुठा, 
तुल आपल्या आयुष्यांत आपलें सुख भरून मिळालें, तसें 
लाजाराल्ा दुःख भरून मिळालें, याची आठवण कर; आतां 
ह्याला एथे समाघान मिळत आहे. व. तूं क्लेश .भोगीत 
आहेस; २६ याशिवाय जे एथूत तुम्दांकडे पार जाऊं 
पाहतात त्यांस जातां येऊं. नये व तिकहून कोणीं 
आम्हांकडे येऊं नये म्हणून आमच्या व तुमच्यामध्ये 
मोठा दरा स्थापिळेला आहे. २७ मग तो म्हणाला, 


.तर बापा, मी विनंति करितों, त्याला माझ्या बापाच्या 


घरीं पाठीव; २८ कारण मला पांच बंधु आहेत; 
त्यांनीं तरी या - यातनेच्या- स्थळीं येऊं नये म्हणून 
त्यानें त्यांस साक्ष द्यावी. २९ अन्राहामार्ने त्याला 
म्हटलें, त्यांच्याजवळ भोदे व संदेश आहेत त्यांचें 
त्यांनी ऐकावे. ३० तो म्हणाला, हे बापा अब्राहामा, 
असें नाहीं; मेलेल्यांमधून कोणी त्यांजकडे गेला तर 
ते पश्चात्ताप करितील. ३१ तेव्हां त्यानें त्याला म्हटलें, 
जर ते मोशाचें व॒संदेष्ट्यांचें ऐकत नाहींत तर 
मेलेल्यांमधूनहि कोणी उठला तरी त्यांची खातरी 


होणार नाहीं. 
थेशचीं कांडी वचने 

१ मग त्याने शिष्यांस म्हटलें, अडखळ- 
६ (9 प्याची कारणें न व्हावी हे अशक्‍य आहे; 
परंतु ज्यापासून तीं उद्भवतात त्याला धिक्कार 
असो ! २ त्यानें या लढह्ानांतील एकाला अडखळ- 
वावें यापेक्षां त्याच्या गळ्यांत जात्याची तळी, बांधून 
त्याला समुद्रांत टाकावे यांत त्याचें बरें आहे. २ 
तुम्ही आपणांस संभाळा; तुह्या भावाने अपराध 
केला तर त्याचा निषेध कर; आणि. त्यानें पश्चात्ताप 
केला तर त्याला क्षमा कर. ४. त्यानें एका दिवसांत 
सात वेळां तुझा अपराध केला, आणि सात वेळां 


पभ०-.१७:४-३५ ल्क 


तुजकडे येऊन, मी: पत्नात्ताप करितों, . असे. म्हटलें: स्वर्गाच्या राज्यांचे आगमन 
तर त्याला.क्षंमा' कर.. -- :... “| २० देवावें राज्य केव्हां येईल असें परूक्यांनीं त्या 
: ५: मग “ग्रेषित 'प्रभूळा म्हणाळे, आमचा विश्वास ! विचारिळें असतां त्यानें त्यांस उत्तर दिले, देवाचें राज्य 
वाढवा... ६ ' प्रमु “म्हणाला, तुम्हांमध्यें मोहरीच्या दाण्या- | दस्यरूपानें येत नाहीं; २१ पाहा, तें एथे आहे! किंक 
एवढा_ निश्वास असला : तर :-या तुतीला, दू उपंटून । तेथें आहे! असें बोठणार नाहींत, कारण पाहा, देवाचें 
ससुद्दांत लाविली जा, असें तुंम्ही सांगितल्यास ती | राज्य तुम्हांमध्यें आहे. 
तुमचें ऐकेल. ७ तुम्हांपैकी असा कोण आहे कीं | ' २२ त्यावर त्यानें क्षिंष्यांस म्हटळें, असे दिवस येतील 
त्याचा नांगरणारा ' किंवा मेंढरे राखणारा दास श्षेतांतून । कीं त्यांत तुम्ही मनुष्याच्या पुत्रांचा एक दिवस पाहण्याची 
आल्यावर: 'तो. त्याला. म्हणेळ,. आतांच येऊन जेवाव> | इच्छा कराळ पण तो तुम्हांस दिसणार नाही. २३ ते 
याला बैस १. ८ चलळट तो त्याला :असें: म्हणभार नाहीं । तुम्हांस म्हणतील, पाहा, तो. तेथे आहे, पाहा, येथ आहे! 
काय की मारे :जेवण ' तयोर कर, माझें: खार्णेपिणें | तर- तुमह्दी “निघून जाऊं नका, व त्यांच्यामागे लागू नका; 
होईपर्यंत कमर चांचून “माझी सेवा करं; आणि मय | २४- कारण जशी वोज आकाशाखालच्या “एका बाजूस 
तू.:खा वःःपी-१. ९ -सांगितळेली कामे दासानें केलीं | चमकून :आकाशाखालच्या दुसऱ्या बाजूपर्यंत प्रकाशते, 
म्हणून तो त्याचे उपकार सोनितो काय ६ १५ तसेंच | तसेंच मनुष्याच्या पुत्राचेंहिःत्याच्या दिवसांत होईल. २५ 
तुम्हांस सांगितलेली सवे कामें केल्यावर, आम्ही निर | तथापि: त्यानें प्रथम फार दुःख भोगावें व या पिढीच्या 
पयोगी दास आहों, आमचें कर्तव्य: तेंच आस्ढी क्रेळें, | हातून नाकारिळें जावें याचें अगत्य आहे. २६ नोहाच्या 
येशू दद्दा महारोग्यांना बरं करतो : - | २७ “नोहा नौकेंत गेला त्या दिवसापर्यत लोक खातपीत 
'- ११ ते यस्दाळेमाकडे जात असतां असें .झाळें की : होते, उमे करून घेतदेत होते, इतक्यांत जल्ग्रल्याने 
ततो शोमरोन व ग्रालील यांमंधून चालला; १२ आणि | येळन सर्वांचा नाश केला. २८ तसेंच ज्याप्रमाणें लोटाच्या 
तो एका. ग्रांवांत जात असतां कुष्ठठोग असलेले दह्या दिवसांत झालें, त्याप्रमाणें होईल; म्हणजे. ते खातपीत, 
पुरुष त्याला भेटले. १३ ते दूर उभे राहून उच | बिकत घेतदेत होते; लावणी करीत होते, घरें बांधीत 
स्वराने. म्हणाळे, अह्दो येशू, गुरुजी, आम्हांवर दया होते; २९ परंतु ज्या दिवशीं लोट सदोमांतून निघाला त्याच 
करां. .१४ त्यानें त्यांस पाहून म्हटळें, तुउंदी जाऊन | दिवशी “ आकाळांतून अभि व गंघक यांची दृष्टि होऊन 
आपणांस “ याजकांला' दाखवा. ” मग असें झाळें की ते | सर्वाचा नाझ झाला. ३० मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल 
जातां... जातां... शुद  झाळे. १५ त्यांतील एक जण . त्या दिवशीं त्याप्रमाणें होईल. ३१ त्या दिवशीं जो घांब्या- 
आपण खरे झालो आहों. असें. पाहून मोठ्याने ; वर: असेल त्यातें घरांत असलेलें आपलें सामान नेण्या- 
देवाचा महिमा वर्णीत परत आला; .,३६ आणि त्याचे ; करितां खाली येऊं नये; आणि तसेंच जो क्षेतांत असेल 
आभार . मानून त्याच्या चरणांजवळ उपंडा पडला; हा तर ! “त्यानें मागें फि? नये. ३२ लोटाच्या बायकोची आठवण 
शोमरोनी होता. १७ तेव्हां येशनें, म्हटलें, कॉ. एकंदर : करा. ३३ जो कोणी आपला जीव आपणासाठी राखांव- 
दहा जण शुद्ध झाळे नव्हते का १ तर त्यांतील. नऊ कोठें । यांचा यत्न करील तो त्याला मुकेल, आणि जो कोणी 
आहेत १ १८ या परक्यावांचून देवाचे गौरव करावयास | त्यांला सुकेल तो त्याला वांचवील, ३४ मी दुम्हांस सांगतो, 
परत 'आठेले. असे कोणी . आढळले नाहींत काय १ १९ । त्या रात्रीं एकां बाजेवर दोघे असतील, एकाला घेतटें 
तेव्हां त्यानें त्याला म्हटलें, उठून जा, तुझ्या निश्वासाने | जाईल व दुसर्‍याला ठेविळें जाईल. ३५ दोघी एकत्र 
तुला बरे केलेआहे... ! दळीत असतील; एकीला घेतलें जाईल व दुसरीला ठेविलें 
र 








जक अ० १७१५-१८ २८ 


आंडेल. ३६ [ शेतांत दोघे-असतील, एकाला घेतें जाईल । आपल्या उरावर मारून घेऊन उद्णाल, हे देवा, मज कोपी 
-कादुसर्‍याला: ठेविलें जाईल. ] ३७ त्यांनीं त्याला म्हटळें, | मनुष्यावर दया कर. १४-मी तुम्हांस सांगतों; हा त्या 
अझुजी;-कोठें!:त्याने त्यांस म्हटलें, जेथें प्रेत आहे तेथे । इुसऱयापेक्षा निर्दोषी : ठरून. खालीं आपल्या. घरीं: गेळा;. 
जमतील. | कारण जो कोणी आपणाला उंच करितो तो नीच केला जाईल; 
" अनीतिमान्‌ न्यायाधीश | आणि जो आपणाला नीच-करितो तो उंच केला जाईल. 
१ त्यांनीं सवेदा प्रार्थना करावी व थकूं नये, येशू लद्दान मुलांना आशीवाद देतो 
६ याविषयीं त्याने त्यांस एक दाखला सांगितला, तो | १५ नंतर लोकांनीं आपलीं तान्ही बाळकेंहि. त्याने त्यांस 
असा: २ कोणाएका नगरांत एक न्यायाधीझ । स्पर्श करावा म्हणून त्यांजकंडे आणिली; परंतु शिष्यांनी हे 
होता, तो देवाचें भय धरीत नसे व॑ मनुष्याची पर्वा करीत । पाहून त्यांस दटाबिलें. १६ येदर्ते तर बाळकांस आपणा- 
नसे; ३ आणि त्याच नगरांत एक विधबा होती, ती त्याजकडे ' जवळ बोलाविले आणि म्हंटळें, बाळकांस मंजजवळ येऊं 
वारंवार येऊन म्हणतं असे कीं माझा न्याय कलन मला | द्रा, त्यांस मना करूं नका; कारण देवाचें राज्य असल्यांचेंच 
आपल्या प्रतिवाद्यापासून सोंडवा. ४ तरी बराच काळपर्यंत | आहे. १७ मी तुम्हांस खचीत सांगतो, जो कोणी. बाळका- 
तो तें करीना; परंतु शेवटीं त्यानें आपल्या मनांत म्हटलें, | सारिखा होऊन देवाचें राज्य स्वीकोरणार नाहीं त्याचा त्यांत 
जरी मी देवाचें भय धरीत नाहीं व 'मतुष्याची पर्वा करीत । प्रवेश होणारच नांही. 
"नाही, ५ तरी ही विधवा मला त्रास देतें म्हणूनच मी | शाश्वत जीवन व॑ द्रव्यांची आडकाठी 
तिचा न्याय करीन, नाहींतर ती नेहमीं नेहमीं येऊन मला | १८ कोणाएंका अधिकाऱ्याने त्याला बिचारेळे, अहो 
अगदीं रंजीस करून टाकील. ६. तेव्हां प्रभूने म्हटलें, | उत्तम गुरुजी, मीं: काय केळें असतां मला सांवेकालिकं 
अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणतो तें ऐका. ७ तर देवाचे ' जीवन हें वतन मिळेल £ १९ येद्य. त्याला म्हणाला, 
जे निवंडिंलेले रात्रंदिवस त्याला हाका मारितात त्यांचा तो । उत्तम कां म्हणतोस १ एक म्हणजे देव त्यावांचून कोणी 
न्याय करणार नाहीं काय? आणि त्याजविषयीं तों बिलंब । उत्तम नाहीं. २० तुला आज्ञा ठाऊक आहेत; 'व्यभिंचार 
लावील काय ६ ८ मी तुम्हांस सांगतों, तो त्यांचा न्याय ' करूं नको, मनुध्येहत्या करूं नको, चोरी कलं नको, खोटी 
लवकर करील; तरी मनुष्याचा 'पुत्न येईल तेव्हां त्याला | साक्ष देऊ नको, आपल्या बापाचा व आईचा सन्मान करं. 
पृथ्वीवर विश्वास सांपडेल' काय १ - | २१ तो म्हणाला, मी आपल्या बाळपणापासूंन या संवे 
परूशी बघ जकातदार “ | पाळीत आलों -आहें. २२ हें ऐकून येशर्ने त्याला म्हटलें, 
९ आंपंण धार्मिक आहो असा जे कित्येक स्वतःविषंयीं | अंद्यापे तुझ्यांत एक गोष्ट उणी आहे; तुझें जें कांहीं आहें 
भरवसा धरून इतर संवांस तुच्छ मानीत होते त्यांसहि | तें विकून दरिद्यांस वाटून दे, म्हणजे तुला स्वगात संपत्ति 
त्यानें हा दाखला सांगितला: १० एक परूश्ी व एक | मिळेल; चल, माझ्या मागें ये. २३ हे ऐकून तो अंति 
जकातदार असे दोघे जण प्रार्थना करावयास मंदिरांत वर । दुःखित झाला, कारण तो फार श्रीमंत होता. २४ त्याला 
गेले; .११ परूट्य़ानें उभे राहून आपल्या मनांत अशी । पाहून येश्र. म्हणाला, ज्यांच्याजवळ धन आहे. त्यांचा 
श्रार्थना केली: हे देवा, इतर मंनुष्यें अपहारी, अधर्मी, ' देवाच्या राज्यांत प्रवेश होणें किती कठीण आहे! २५ 
व्यमिचारी अशी आहेत, त्यांसारिखा किंवा या जकात- ' श्रीमंतानें देवाच्या राज्यांत प्रवेश करणें यापेक्षां उंटानें 
दारासारिखाहि' मी नाहीं, म्हणून मी तुझे आभार मानितों. | सुईच्या नेब्यांतून जाणें सोपें आहे. २६ ज्यांनीं हे ऐकळें 
१२ मी. आठवड्यांतून दोनदा उपास करितों; जें मला । ते म्हणाले, तर मग कोणाचें तारण होणें इक्‍य 
मिळतें त्या सर्वांचा दशांश देतों. १३ जकातदार तर दूर | आहे? २७ तो म्हणाला, ज्या गोष्टी मनुष्याला अडक्‍्य 
उभा राहून वर स्वर्गाकेडे दृष्टि लावावयासहि न धजतां । त्या देवाला दक्य आहेत. २८ तेव्हां पेत्र म्हणाला, पाहा 
९१ र 





अ० १८:२८-१५९:१६ ल्क 


आम्ही आपलें घरदार सोहून आपल्याला अनुसरलों आहों; ् 

२५ त्याने. :.त्यांस म्हटलें, 'मी- तुम्हांस खचीत सांगतों, : . १ तो यरीहोंत प्रवेश करून त्यांतून जात 
देवाच्या -राज्याकरितां ज्यानें घर, बायको, भाऊ, आहार । १९ होता, २ तेव्हां पाहा, जकय नांवाचा कोणीएक 
किंवा मुलेंबाळें सोडिलीं आहेत, ३०-त्याला ह्या काळी । मनुष्य होता; तो मुख्य जकातदार असून श्रीमंत 
पुष्कळपट व पुढल्या युगांत सार्वकालिक जीवन मिळणार । होता. ३ त्यानें ये्य. कोणता आहे हें पाहण्याचा यत्न केला 





नाहीं असा कोणी नाहीं... . । पण: गर्दीमुळे त्याचें कांहीं चालेना, कारण तो ठेंगणा होता. 
येश्‌ तिसऱ्या वेळीं आपल्या मृत्यूचं ४ तेव्हां तो पुढें धावत जाऊन त्याला पाहण्यास उंब- 
' भविष्य सांगतो | राच्या झाडावर चढला; कारण त्याला त्या वाटेने जाव- 


३१ तेव्हा.. त्याने; बारा. जणांस : जवळ घेऊन त्यांस , याचें होतें. ५ मगा येशू त्या ठिकाणीं येतांच दृष्टि वर 
म्हटलें, . पाहा, आपण. .यरुदाळेसास वर चाललो . आहों, । करून त्याला म्हणाला, जक्र्‍या, त्वरा करून खालीं उतर; 
आणि - मनुष्याच्या . पुत्रात्रिषयीं ज्या गोष्टी. संदेष्ठयांच्या | कारण आज मला तुझ्या घरीं उतरावयाचें आहे. ६ तेव्हां 
द्वारें लिहिण्यात आल्या आहेत त्या सवे. पूणे होतील; ३२ त्याने त्वरेने खालीं उतरूत. आनंदानें त्याचें आगतस्वागत 
म्हणजे- त्याला बिदेस्यांच्या स्वाधीन करण्यांत येईल, त्याची | केलें. ७ हें पाहून सर्वे लोक, हा पापी मनुष्याच्या एथे 


' - थट्टा व बिटंबना होईल, त्याजवर थुंकतील; ३३. त्याळा | उतरावयास गेला. आहे, अशी कुरकुर करुं-ठागले. ८ 


फटके मारितीळ, त्याचा. जीव प्रेतीळ, आणि तो तिसऱ्या तेव्हां जकय उभा राहून प्रसूला म्हणाला, प्रसुजी, पाहा, 
दिवशीं -पुनः उठेल. ३४ त्यांस ह्या गोष्टींपैकी कांद्दींच | मी.आपलें अर्धे द्रव्य दरिद्यांस देतो; आणि कुभांडार्ने 
क्रळळें नाहीं; हें.वचन. त्यांच्यापासून गप्त ठेवण्यांत आळें, | कोणाचें कांद्दी घेतळें असेल तें चौपट परत देतों. ९ 
आणि सांगितलेल्या गोष्टी त्यांच्या लक्षांत आल्या नाहींत. येथले त्याला म्हटलें, आज. या घराला तारण प्राप्त झाळें 
-_ -.येश्‌ अंघळ्याला बर करतो . .:.. | आहे, कारण हाहि अज्राहामाचा पुत्र आहे. १० मनुष्याचा 
,. २५ तो गरीहोजवळ आला तेव्हां असें झालें की एक | पुत्र 'इरवठेळें झोधावयास? व तारावयास आल्य आहे. 
अंधळा वाटेवर भीक मागत बसला होता; २६ त्यानें जवळून । . मोहरांचा रष्टांत 
: जाणाऱ्या . लोकससुदायाचा भावाज ऐकून. विवारिळें, हें , . ११ ते या गोष्टी ऐकत-असतां त्यानें त्यांस एक दाख- 
काय आहे १ ३७. त्यांनीं त्याळा सांगितलें, येश्व, नासरेथकर | लाहि सांगितला; कारण तो यरुशलेमाजवळ होता, आणि 
जवळून जात आहे. ३८ तेव्हां तो ओरडून. म्हणाला, । देवाचें राज्य एव्हांच प्रगट होणार आहे. असें त्यांस वाटत 
अहो येश्च, दाविदाचे पुत्र, मजवर दया करा. ..३९ तेव्हां | होते. १२ तो म्हणाला, कोणीएक उमराब, आपण राज्य 
त्यानें उर्गे राहावें म्हणून पुढें चालणार्‍यांनीं त्याला दाविले, | मिळवून परत यावें म्हणून, दूर देशी गेला. १३ त्यानें 
वरी तो अधिकच ओरंडून म्हणाला, अद्यो दाविदाचे. पुत्र, | आपल्या दहा दासांस बोलावून त्यांस दहा मोहरा दिल्या 
मजवर दय्रा करा. ४० येशरले उभें राहून त्याला आपणा- | ब॒ त्यांस सांगितलें, मी येई तोंपर्यंत यांवर व्यापार करा, 
कडे . आणण्यास. आह्ञा केली. तो जवळ आल्यावर त्यानें | १४ त्याच्या नगरचे लोक त्याचा द्वेष करीत; त्यांनीं त्याच्या- 
त्याला कचारिलें, .४१..मीं तुजसाठीं काय करावें म्हणून , मागें वकील पाठवून सांगितलें, ह्याने आम्हावर राज्य 
तुझं मागणें आहे १ तो म्हणाला, प्रभुजी, मठा दृष्टि यावी. | करावें अ्ी आमची इच्छा नाहीं. १५ मग असें झालें कीं 
४२ येश्व. त्याल म्हणाला, तुला दृष्टि येवो; तुझ्या विश्वासाने तो राज्य मिळवून परत आल्यावर ज्या दासांस पैका दिला 
_ पुला बरें केलें आहे. ४३ तत्क्षणी त्याला दृष्टि आठी आणि होता त्यांनीं. कायकाय व्यापार केला हे. पाहावें म्हणून, त्यानें 
ती देवाचा महिमा वर्णात त्याच्यामागे चालला; तेव्हां सर्व | त्यांस आपणाकडे बोलवावयास सांगितलें. १६ मग पहिला 
लोकांनी हें पाहून देवाचें स्तवन केलें | त्याजसमोर येऊन म्हणाला, महाराज, आपल्या मोहरेच्या 
«२ 





- व्ह क. र वी 


आणिखी"म्हह्ाय मोहरा झाल्या आहेत. १७ त्यानें त्याला | तेव्हां ज्यांना पाठविलें होतें ते तेथें गेल्यावर. त्यास दयॉने 
उहटळें, शाबास; भल्या. दासा; तं अगदी अत्प शेटीविषयी । सांगितंल्याग्रंमाणें आढळले. ३३.ते शिंगे सोडीत. असतां 
किपासू शोलांस; यास्तव दहा नगराचा अधिकारी हो. १७ | त्याचे धनी त्यांस म्हणाले “मदेंग का -सोष्टिल 1: पे 
मतर तुसरा येऊन म्हणाळा, महाराज, आपल्या मोहरेंच्या : देव्हा- ते- म्हणाले, प्रभूला :याची गरज आढिः£ २५-मग 
यांच मोहरा झाल्या आहेत. : १५ त्यालाहि : त्यांने म्हटलें ) त्यानी ते येशकुडे आगि आणि उआपली: वले <शिगरावेर 
तुहि पॉर्चत्नगरांचा अधिकारी होः २०-मग आणखी एकः : टाकून' त्यावर येशूल्ज बसंबिले;> १६ आणि तो पुढे. चाठेछा 
येंऊन म्हणाला, महाराज, ही पाहाः: आपली मोहर; लयी! तसतसे ते आपलीं वतने. :बोटेवर पसरीत गेले. २७ तो 
रुमालांत बांधूनं ठेवली होती. २१:: आपण करडे मंनुष्येः : जैतून डोंगराच्या उतरणीवर बोहंचतांच सव शिष्यसमुदाय, 
असल्यामुळें मला आपली भीति वारली; जें आपण ठेविलें ' जीं.महत्कृत्ये त्यांनी पाहिलीं होतीं त्या सर्वामुळे आनंद 
नाहीं सें उचळून नेतां व जें आपण पेरिलें नाहीं तें कापितां. : करून उच्च स्वरानें देवाची स्तुति करूं लागले: ३८ * प्रभूच्या 
२९ो त्याला म्हणाला, “अरे दुष्ट दासा, मीं तुझ्याच । नामाने येणारा ? राजा “ घन्यवादित असो; ” स्वर्गी: शोति. 
तोंडाने तुझा न्यायनिवाडा करितों. म्री.करडा माणूस आहें, : आणि ऊध्वेलोकीं :गौरव. : ३९ . तेंन्ह्ं “लोकससुदा्यांतील 
जे'मीं ठेविलें नाहीं तें उचलून नेतो. व जें मीं पेरिळें नाही . कित्येक पशऱ्यांनी त्याला म्हटलें गुरुजी, आपल्या शिष्यांस 
सें.कांपितो; हें तुला ठाऊक होतें; :२३ तर. तूं माझा पैका ! इटाबा. ४०. त्यानें म्हटलें, मी :तुम्हांस-:सांगतो;- हे . उसे 
पेढीवर काँ ठेविला नाहीं ! ठेविला: असता. तरु: तो मीं. . राहिल्यास. घोंडे ओरडंतील, 
येऊन व्यांजासह उगविरा असता. २४ मंगं त्यानें. जवळ । :- बरुदालेमाकडे पाहून येशूने केलेला. विलाप 
उमे रांहणाऱ्यांस सांगितलें, याजपोसुून मोहर घ्या व '' ४१ मग तो नगराजवळ आल्यावर तें पाहून त्याकरितां 
ज्याच्याजवळ दहा मोहरा आहेत त्यात द्या. २५ ते त्याल । रहून म्हणाला, ४२' जर तूंहि.या दिवशीं झांतीच्या गोष्टी 
म्हणाले, मद्याराज, 'त्याच्याजवळ दहा मोहरा आहेत. २६ | ओळंखून घेतल्या . असत्या. तर किती बरें होतें! परंतु. 
मी तुम्हांस सांगतो, ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिलें | आतां त्या तुझ्या इृष्टीपासून :गुप्त केल्या आहेत. ४३ पुढे 
जाईल; आणि ज्याच्याजवळ: नाहीं त्याचें जें आहे :लें | असे दिवस: तुळा ;येतीळ;की ज्यांत तुझे शत्रु. तुझ्याभोबतीं 
देखील त्याजपासून घेतलें जाईल. २७ आतां ज्या माझ्या : मेढेकोट :बांधून : तुळा वेढा. देतील, तुला चहूंकहून कोंडि 
वैर्‍्यांच्या मनांत मीं त्यांजवर राज्य करूं नये असें. होतें ' तील, ४४ तुर व तुझ्यांतील “ तुझ्या मुलांबाळांना घुळीस 
त्यांस एथे आणा, व: माझ्यासमोर मारून टाका मिळवितील,” आणि तुझ्यांत धोंब्यावर घोंदा राहू देणार 

येशूचा यरुदालेमांत जयोत्सवानें प्रवेश | नादीत; कारण तुझा समाचार घेतल्याचा प्रसंग तू ओोळ- 

२८ र्‍या गोष्टी सांगून तो यरुशलेमाकडे वर-जात अस- ' खिल्व नाहीं. 
तांना स्वतः पुढें चालत होता. . :: येच्यू मंदिराचे शुद्धीकरण करतो 

२९ नंतर असें झाळें की. तो, जैतूनांचा डोंगर ह्या | . ४५ नतर तो मंदिरांत गेला, व त्यांत जे विहीत होते 
नांवाच्या डोंगरानजीक असलेल्या बेथफगे व बेथानी । त्यांस. बाहेर .धालवूं. लागला; ४६ आणि त्यांस. म्हणाला, 
यांच्याजवळ येऊन पोहंचल्यावर त्याने शिष्यांतून: दोघांना | “माझें. घर प्रार्थनेचे मंदिर होईल,” असें लिहिळें आहे; 
: असें सांगून पाठविले, ३०. तुम्ही संमोरच्या गांवांत जा; | परंत तुम्ही ते “जटारी महा ' केळें आहे. 
ग्दणजे त्यांत जाताच ज्याच्यावर कोणी कधी बसलें नाहीं |. ४७ तो बेदिरांक त्रतिदिवकी सिक्षण देत आसे, येव्हे 
अर्से. एक शिंगरू बांधलेले तुम्दांस. आढळेल; सें सोडून । गुरू्य याजक, साती वरछकांचे: सुर्य' हे त्याचा, पात कंत. 
आणा. ३१ तुम्ही तें काँ सोढितां -असें: कोणी : तुम्हांस | कवास' माइतःअलतेः ५2 तरी कोय कद्ववें हॅ.संत्रॉस सुचेना . 
__ विवारिळें तर, प्रमूळा त्याची म्ररज आहे, असें सांगा. ३२ | कारण संब लोक त्याचे 'लातक्तीरने अवण कलेत असत: 

र्र 










अर ९०६१-३१: 


येशूच्या अधिकाराविष्यीं संशय वेर्ण्यांत येतो 
र -. _१ स्था दिवसांत एकदां असें झालें कीं तो 
७ 


संदिरांत ळोकांस शिक्षणं. देत वः सुवाती सांगत्त 

-__ असतां सुख्य याजक वाली हे वडिलांसह 
त्याच्याजवळ :येऊन त्याला -म्हणाळे, -२. तुम्दी कोणत्या 
अधिकाराने हे. करितां, णि तुम्हां हा अधिकार देणारा. 
कोण आहे; हें आम्हांस सांगा. २ तेव्हां त्यानें त्यांस. 
उत्तर दिलें, मीहि. तुम्हांस एक प्रश्न विचारितो; मला उत्त. | 
द्या. ४ योहानाचा बापिस्मा स्वर्गातून होता किंबा मनु- 
ष्यांतूत होतां १.५ तेव्हां ते आपसांत विचार करूं लागळे, 
स्वर्गातून असें म्हणूं तर-हा म्हणेल कीं तुम्ही त्याजवर 
विश्वास कॉ. ठेविला नाहीं £ ६ आणि मयुष्यांतून असें म्हणूं 
-तंर सर्व रोक - आपल्याला. दगडमार ' करितील, कारणं 
योहान संदेश. होताअश्षी त्यांची ख्वात्री आहे. ७.तेव्हं | 
त्यांनी उत्तर दिळें, तो कोठून आहे. हें आम्हांस: अऊक 
नाहीं: ८. येश्चरने त्यांस म्हटलें, तर कोणत्या अधिकाराने 
हॅ मी करितोंतें मीहि तुम्दांस सांगत नाही. 
द्राक्षंमळ्याचा दृष्टांत 

* ५ मथ: तो लोकांस हा दाखला सांगूं लॉंगला : कोणीर्‌ 
एका मनुष्यमिं “ द्राक्षमळा. लाविला ' आणि :तो माळ्यांसं 
सोपूनं : देऊन . आपण बरेच दिवसं . परदेशांत जाऊन 
राहिळा. १० *भमग. हंगामास माळ्योनी“आंपेणाला द्राक्ष 
मळ्यांतील' कांहीं. फळें द्यावी म्हणून त्याने त्याजकडे एका 
दासांस . पाठविले; परंतु मार्ल्यांनीं त्याला ठोक देऊन 
रिकामे लावून दिलें. ११ पुनः त्यानें दुसर्‍या. * एका 
दासास पाठविलें; त्यालाहि त्यांनीं ठोक देऊन व' त्याचा 
अपमान करूनं रिकामे लावून दिलें. 4२. पुनः त्यानें तिस- 
ऱ्याठा पाठविलें; त्यालाहि त्यांनीं धायाळ कशन: बाहेर 


दक 


काय करील £ १६ तो येऊन त्या माळ्यांचा नाश करील 
व द्राक्षमळा दुसर्‍यांस देईल. हें ऐकून ते म्दणाळे, असें न 
घडो. १७ त्यानें त्यांजकडे दृष्टि लावून म्हटलें, तर 

जो दगड बांधणाऱ्यांनीं नापर्संत केला 

तोच कोनशिला झाला आहे, 
असें जे: लिहिळें आहे तें -काय १ १८ जो कोणी त्या 
घोंब्यावर पडेल त्याचा चुराडा होईल; परंतु ज्या.कोणावर 
तो''पडेल-त्याचा तो भुगाभुगा करून टाकील, 

कर देण्याबाबत प्रश्न 

१९ तेव्हां शाक्ती व मुख्य याजक यांनीं त्याच घटकेस 
त्याजबर हात टाकावयास पाहिटें; पण त्यांना लोकांची 
भीति वाटली; ह्या दाखला. त्यानें आपणांस उद्देशून दिला 
असें ते समजले. २० ते त्याच्या पाळतीवर राहिळे आणि 
त्याला... बोलण्यांत घरून सुभेदाराच्या कह्यांत व सत्तेच्या 
कक्षेत आणावें म्हणून त्यानीं धार्गिक लोकांचें सोंग घेतलेळे 
हेर पाठविळे. २१ त्यानीं त्याला म्हटलें, गुरुजी, आपण 


| यथार्थ बोलतां.व शिक्षण देतां; पक्षपात करीत. नाहीं, तर 


देवाचा मार्ग खरोखर. शिकरवितां, हॅ आम्ही. जाणून आहो; 
२९ कैसराला पट्टी देणें हें आम्हांस योग्य आहे कीं नाहीं £ 
२३ तो त्यांचें कपट ओळखून त्यांस म्हणाला, मला एक 
वांदली. दाखवा. २४ इजवर मुखवटा व लेख कोणाचा 


. आहे १ ते म्हणाले, कैसराचा, २५. तेव्हां त्यानें त्यांस 


म्हटलें, तर कैसराचें ते कैसराला व देवाचें ते. देवाला 
भरून द्या. २६ तेव्हां त्यांच्यानें लोकांसमक्ष ह्या त्याच्या 
बोलण्यांत त्याला घरवेना; आणि त्याच्या उत्तराचे आश्चर्य 
वाढून ते स्तब्ध राहिळे. . 
पुनरुत्यानविषयक प्रश्न 


२७ नंतर, पुनरुत्थान नांही, असें म्हणणाऱ्या सूया 


घालवून दिलें. १२ तेव्हां द्राक्षमळ्याचा घनी म्हणाला, | तून कित्येकांनी जवळ येऊन त्याला विचारिलें, २८ गुरुजी, 
मी. कार्य करूं £ मी आपल्या प्रिय पुत्राला पाठवितो, | मोझानें आम्हांसाठीं असें लिहिळें आहे कीं “ कोगाएकाचा 
कदाचित्‌. ते त्याचा मान. राखतील; १४ परंतु माळी ! भाऊ क्ली असतां “मेला व त्याला संतति नसली तर 
त्याला पाहून . आपसांत विचार -करून म्हणाळें, हा. तर ! त्याच्या भावाने: त्या क्लीबरोबर विवाह करून आपल्या 
वारीस आहे; .आपंण याला जिवें. म्राकू, म्दणजे- वतन. | भावाचा वंश चालवावा. ' २९ असे कोणी सात भाऊ होते; 
आपरेंच : होईल. १५ मग. त्यांनीं त्याला दक्षमळ्याच्या. | त्यांच्यांतील- पहिल्यानें बायक्रो केली व तो. निःसंतान असा 
बाहेर काढून जिवें मारिले; तर ्राक्षमळ्याचा घनी त्यांचें ' मेळा. ३० मग दुसऱ्याने व तिसऱ्यानेंहि ती केली; २१ 
र्ड 


अ० २०५३१-२११५१५ 





प्रमाणें सातहि निःसंतान असे मेले. ३२९ नंतर ती | प 


बायकोहि मेली. ३३ तर पुनरुत्थानसमयीं ती त्यांच्यांतून 
कोणाची बायको होईल? कारण ती त्या सातांची बायको झाली 
होती. ३४ येशलें त्यांस म्हटलें, या युगाचे पुत्र लम करून 
घेतात ब लग्न करून देतात; ३५ परंतु तें युग व मेलेल्यां- 
तून पुनः उठणें हीं प्राप्त करून घ्यावयास जे योग्य ठरतील 
ते लम करून घेणार नाहींत व लम करून देणार नाहींत; 
३६ आणि ते पुढें मरावयाचेहि नाहींत. कारण ते देव- 
दूतांसमान आहेत, आणि पुनरुत्थानाचे पुत्रे असल्यामुळें 
देवाचे पुत्र आहेत. २७ आणखी मेलेले उठतात हें मोशा- 
नेंहि झुडपाच्या प्रकरणांत, “प्रभूला अन्नाह्ममाचा देव, 
इसहांकाचा देव व यांकोबाचा देव” असें म्हणून दरीविलें 
आहे; ३८ तो मृंतांचा देव नव्हे, तर जीवंतांचा आहे; 
त्याला सवेच जीवंत आहेत. २९ तेव्हां शाक््यांतील कित्ये- 
कानी म्हटलें, गुरुजी, ठीक बोललां; ४० मग ते त्याला 
आणखी प्रश्न करावयास धंजळे नाहींत. 


ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र आहे काय ? 

४१ त्यावर त्यानें त्यांस. म्हंटले, लिस्त दावि- 
दाचा. पुत्र आहे. असें कसें ' म्हणतात £ ४२ कारण 
दावीद स्वतः स्तोत्रांच्या पुस्तकांत म्हणतो, 

परमेश्वराने माझ्या प्रभूला. सांगितठें, 

४३ मी तुझ्या शत्रूंना तुझ्या पायांचे. आसन करीन 

तोंपर्यंत माश्या उजवीकडे बैस. 

४४ दावीद त्याला” प्रभु असें म्हणतो, तर. मग तो 
_ त्याचा पुत्र कसा. आहे? . 

शाख्यांसंबंधाने दिलेला इद्यारा 

४५ तेव्हां सवे लोक ऐकत असतां त्यानें आपंल्या 
शिष्यांस म्हटलें 
त्यांस लांबलांब झगे धोळून फिरावयास 
बाजारांत नमस्कार, सभास्यानांत श्रे आसते व 
ज्ञेवणावळींत श्रेष्ठ स्थाने हीं त्यांना. आवडतात. 
४७ ते विघंवांची घरें खाळन टाकितात, आणि 
ढोंगाने लांबलांब प्रार्थना. करितात; त्यांस. अधिक- दंड 


होईल. 


४६ शाळयांसंबंधाने सावध असां. 


विघवेची टोली 
र १ मग त्यानें दृष्टि वर करून जे धनवान 
८११ आपलीं दानें मंदिराच्या भांडारांत टाकीत 
होते त्यांस पाहिलें. २ त्याने एका दरिदी 
बिधवेलठाहि दोन. टोल्या तेथें टाकितांना पाहिलें, ३ 
तेव्हां तो म्हणाला, मी तुम्हांस खरें सांगतों, : या 
दारिदी विधवेने सर्वांपेक्षा अधिक टाकिटें;... ४ कारण-त्या 
सर्वांनी . आपल्या समृद्धींतून दानात टाकिले; हिने : तर 
आपल्या कमताईतून आपली सवे उपजीविका खाकिली 
यरुदालेमाचा नारा व. युगाची समापि 
यांविषयीचे भविष्य येशू वर्तवितो 
५ मंदिर उत्तम पा्षाणांनीं व अर्पणांनीं कसें सुशो- 
मित 'केलेळें आहे,..असें कित्येक बोलत असतां त्यानें 
म्हटलें, . ६ हें जें तुम्ही पाहतां त्यांतला पाडला 
जाणार नाहीं. असा दगडावर दगढ राहणार , नाही, 
असे दिवस येतील. ७ तेव्हां त्यांनीं त्याला विचारिलें, 
गुरुजी, या. गोष्टी केव्हां होतील, आणि. ज्या काळीं 
य! गोष्टी ' घडणार त्या. काळांचें काय चिन्ह? ८ तों 
म्हगाला, तुम्ही फसू. नये म्हणून जपा; कारण माझ्या 
नामाने पुष्कळ लोक येऊन मीच तो आहें, आणितो 
काळ जवळ आला आहे, असें म्हणतील; त्यांच्यामागे 
लागू नका, ९ लढाया. व दंगे यांविषयी तुम्ही ऐकाल 
तेव्हां घाबरू नका; कारण या. गोष्टी प्रथम  * होणें 
अवश्य आहे, * तरी इतक्यानें रोवट होत नाही. 
१० . तेव्हां त्यानें त्यांस म्हटलें, “राष्ट्रावर राष्ट्र व 
राज्यावर राज्य उठेल; /- ११. मोठे भूमिकंप, जंगो- 
जागीं दुष्काळ व. मऱ्या होतील, आणि भेकर उत्पात 
ब मोठी चिन्हे. आकाशांतून होतील; १२ परंतु हें 
संदे होण्याअगोदर ते. तुम्हांवर हात टाकितील व 


अ० २१४१५-२९५८ 





1, 


१1 
द 
, 
री 


तसा काजळ तक कोयता 


जवळ आला आहे. ३१ तसेंच या. गोष्टी होतांना 


त. | पाहा तेव्हां .. देवाचें . राज्य जवळ आठे. आहे 
देखील | असें समजा. ३२ मी तुम्हांस खचीत सांगतों की सर्व 


गोटी पूर्ण होत तोंपर्यंत ही पिढी नाहींशी होणार नाहीं. 
३३ आकाश व ए्वी नाहींतशी होतील; परंतु माजीं 


| वचनें नाहींतशीं होणारच नाहींत. 


* ३४ तुम्ही आपणांस संभाळा, नाहींतर कदाचित्‌ गुंगी, 
दारूबाजी व संसाराच्या चिंता यांनीं तुमर्थी अंतःकरणे 
जड होऊन तो दिवस. “पाशाप्रमाणे ? अकस्मात्‌ तुम्हांवर 
येईल; ३५ कारण तो अवघ्या पृथ्वीतलावर “ राहणाऱ्या 
सर्वे लोकांवर? तसाच येईल. २३६ तुः्दीं तर या सवे 
होणाऱ्या .योग्री चुकवावसास. व मनुष्याच्या पुत्चासमोर 
उभे राहाव्रय्मास समर्थ व्हावें म्हणून . सर्व प्रसंगी. प्रार्थना 
करीत जागत राहा. 
,: ३७ तो. दिवसा मंदिरांत. शिक्षण देत असे आणि 
रात्रीस बाहेर जाऊन जैवनांचा डोंगर ह्या नांवाच्या डोंगरा 
बर राहत असे. २८ सवे लोक त्याचें श्रवण करावयास 
मोठ्या पहाटेस त्याजकडे मंदिरांत येतं. . 
-_:_ , > ७ खेखमीरःभाररींचा सण, ज्याला वल्हांडण 
२९९ म्दलतात.तो, जवळ आडा होता; २ तेव्हां मुल्य 
याजक ब झाल्ली हे त्याचा घात कसा करावा ह्या 

वाटत होती. 

३ तेव्हां बारंतीछ एक जण इस्करयोत म्हटेला अहुदा 
यांत सैतान. शिरला; ५ आणि त्रो निघून. आऊन. सुर्य 


प्राश्ढ्झानें | याजक व सरदार - यांच्या: दाती: त्याऊा कसें धरून दयावे 


जो: बेक्षमीर भाकरींचा. दिलेस आल. < तेव्हां त्यानें पेत्र 


1 व योद्दान यांस असें सांगून पाठविलें की. आपण वल्हांडण 


४६ 


अ« २९५८-३८ 





सणाचे भोजन करावें म्हणून तुम्ही जाऊन आपल्यासाठी | आहे, याविषयींहि त्यांमध्यें वाद झाला; २५ तव्हां त्यानें 


तयारी :कर... ९ ते त्याला म्हणाले, आम्हीं कोठें तयारी 
करावी. म्हणून .आपली इच्छा आहे? .१० त्यानें त्यांस 
सांगितळें; पाहा, तुम्हीं नगरांत प्रवेश केल्यावर पाण्याची 
घांगर घेऊन जाणारा एक. मनुष्य तुम्हांस. आढळेल; तो 
ज्या: घसंत जाईल त्यांत त्याच्यामागून जा; ११ आणि 
त्या..घराच्या धन्याला असें सांगा: गुरु तुला म्हणतो, 


मला आपल्या शिष्यांसह वल्हांडणा चे भोजन करितां येईल 
अशी भोजनाची जागा कोठें आहे? मग तो. तुम्हांस . 


सजविलेली मोठी माडी दाखवील; ५२ तेथें तयारी करा. 

१३ तेव्हां ते गेले व त्यांस त्यानें सांगितल्याप्रमाणें 

आढळले; आणि त्यांनीं वल्हांडणाची तयारी केली. 
शेवटळे भोजन. 

१४ नंतर वेळ झाली तेव्हां तो. जेवावयास बसला व 
त्याजबरोबर प्रेषितहि बसले. १'५ तेव्हां तो त्यांस म्हणाला, 
मीं दुःख भोगण्यापूर्वी हें वल्हांडणाचें भोजन तुम्हांबरोबर 
करावयाची माझी फार उत्कट इच्छा. होती; १६ कारण 





, त्यांस म्हटलें, बिदेऱ्यांचे राजे त्यांजवर प्रभुत्व चालवितात, 


आणि जे त्यांजवर .अधिकार करितात त्यांस परोपकारी 
असें नांव देतात; २६ परंतु तुम्हीं तसें नसावें; तर तुझह्ां- 
मध्यें जो मोठा तो. धाकट्यासारिखा व जो अधिक्रारी तो 
सेवा करणाऱ्यासारिखा होवो. २७ मोठा कोण १ भोजनास 
बसणारा किंवा सेवा करणारा ? भोजनास बसणारा कीं 
नाहीं ९ मी तर तुम्हांमध्यें सेवा करणाऱ्यासारिखा आई; 
२८ आणि माझ्या परोक्षांमध्यें माझ्याबरोबर टिकून राहिलेले 
तुम्हीच आहां. २९ जसें माझ्या. बापानें मला राज्य नेमून 
दिलें तसें मीहि तुम्हांस नेमून देतों, ३० यासाठीं कीं तुम्हीं 
माझ्या राज्यांत माझ्या मेजावर खावें व "यावें; आणि तुम्हीं 
राजासनांवर बसून इस्राएलाच्या बारा वंशांचा न्याय करावा. 
पेत्र आपला इनकार करणार हे येशु आधींच 
सांगून ठेवतो 

३१ शिमोना, शिमोना, पाहा, तुम्हांस गव्हासारिखें 

चाळावें म्हणून सैतानाने तुम्हांस मागितळें; ३२ परंतु तुझा 


मी तुम्हांस सांगतों कीं देवाच्या राज्यांत हें पूर्ण होईपर्यंत | विश्वास नाहींसा होऊं नये म्हणून तुझ्यासाठी मीं विनंति 


- मी हें भोजन पुनः करणार नाहीं. १७ मग प्याला स्वीका 
रून व. इशोपकारस्मरण करून तो. म्हणाला, हा घ्या. 


केली आहे; आणि तूं वळलास, म्हणजे आपल्या भावांस 
स्थिर कर. ३३ तो त्याला म्हणाला, प्रभुजी, मी आपणा- 


आणि आपणांत ह्याची वांटणी करा; १८ भी तुम्हांस । बरोबर बंदिशाळेंत व मरावयालाहि जाण्यास तयार आहें 
सांगतों कीं देवाचें राज्य येईपर्यंत दराक्षवेलाचा उपज यापुढें | ३४ तो म्हणाला, पेत्रा, मी तुला सांगतों, तूं मठा ओळख. 


मी पिणार नाहीं. १९ मग त्यानें भाकरी घेऊन व इशोप* 
कारस्मरण करून ती मोडिली, आणि. त्यांस देऊन म्हटलें 
तुम्हांसाठीं दिलें जात. आहे असें हे माझें. शरीर आहे, 
माझ्या स्मरणार्थ हें करा. २० त्याप्रमाणें भोजन झाल्यावर 
त्याने प्याला घेऊन म्हटलें, हा प्याला तुम्हांसाठी ओतिलें 
जात आहे असें जें माझे ' रक्त त्यांत नवा करार आहे; 
२१. पण पाहा, मला घरून देणाऱ्याचा हात. मजवरोबर 
मेजावर आहे. २२ मनुष्याचा पुत्र ठरविल्याप्रमाणे जातो 
खरा, परंतु ज्याच्या हातून तो धरून. दिला जातोःत्या 


'तोसं हें .तीन वेळां नाकारक्लील तोंपर्यंत आज कोंबडा 
आरवणार नाहीं 

३५ आणखी त्यानें त्यांस म्हटलें, मीं तुम्हांस पिशवी, 
झोळी व॒बाहणा यांबांचून पाठविलें तेव्हां तुम्हांस कांहीं 
उणे पडलें काय ? ते म्हणाले, कांहीं. नाही. ३६ त्याने 
त्यांस म्हटले, आतां तर ज्याच्याजवळ पिशवी भाहे त्यानें 
ती घ्यावी; त्याप्रमाणे झोळीदि ध्यावी आणि. ज्याच्याजवळ 
तरवार नाहीं त्माने आपळें वरत. विकून ती विकत ध्यावी. 
३७ मी तुम्डांस. सांगतो, “तो :अपराच्यांत गणलेला होता.” 


मधुष्याला धिक्कार असो ! २२ तेव्हां. हें करणारा कोण | असें जें लिहिलें आहे. तें -साझ्या-ठायी-पूर्ण. शंत्ळें. पाहिजे 


असावा, ह्याचा ते आपणांत विचार कू लायळे, 
खरा 


कारण मजजबिषंग्रींच्या-गोधटींचार्योबट भाला झाहे ८ ते. 
म्णाळे,"प्रमुणी; कहा?'ह्या दोन तड भहेड;ःतोः त्यास 


२४ आणखी, भापणांमष्यें कोण 'ऑठान्मोनलठा -आते । म्हणाला, पुरे: 


खि ९9७. 


अ« २२९५३९-५७१ 





. १९ ह्यावर तो बाहेर येऊन आपल्या परिपाठाप्रमाणें 
जैतूनांच्या डोंगराकडे गेलां व त्याचे शिष्यहि त्यांच्या मार्गे- 
मागे गेळे. ४० त्या. ठिकाणीं आल्यावर त्यानें त्यांस म्हटलें 
तुम्ही परीक्षेत पढूं नये म्हणून प्राथना करा. ४१ मंग 
- त्यांजपासून सुमारें घोंड्याच्या टप्प्याइतका तों दूर झाला;. 
आणि त्यर्नि गुडघे टेकून अशी प्रार्थना केली: ४२ हे बापा 
तुझी इच्छा असली. तर हा प्याला मजपासून दूर कर, तंरी 
मोझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊं दे; ४२ 
तेव्हां स्वर्गाहून एक देवदूत येऊन आपणाला बंळ देतांना 
त्याच्या दृष्टीस पडला. ४४ मग अत्येंतं विव्हळ होऊन 
त्याने अधिक आग्रहाने प्रार्थना. केली, तेव्हां त्याचा घामं 
रक्ताचे भोठंमोठे थेंब भूमीवर पडावे असा पडत. होता. ४५ 
प्रार्थना करूले. उंठत्यावर तो विष्यांजवळ आल तीं. ते 
खेदामुळें झोंपी गेले आहेत असें त्यास आढळले. ४६ तो 
त्यांस. म्हणाला, क्षोप का घेतां ? तुम्ही परीक्षेत पहू- नये 
_ म्हणून उठतप्रार्थना करा. 


येशूला अटक करण्यात येते 


. ७ तों. बोलत. आहे. इतक्यांत पाहा, लोकसमुदाय 
भाला, व. यहूदा नांवाचा बारांतळा एक जण त्यांच्यापुढे 
चारत होता; तो. येशयें चुंबन घ्यावयास: त्याच्याजवळ 
आहा. ४८ येश्. त्याला म्हणाला, यहूदा, 'चुंबन. घेऊन 
मनुष्याच्या पुत्राला घरून देतोस काय £ ४९ त्याच्यासमो. 
बतीं जे होते ते आतां काय होणार हे. ओळखून त्याठा 
म्हगाळे, प्रमुजी, आम्ही तरवार चालवावी काय ? ५« 
त्यांतील एकानें प्रमुख याजकाच्या. दासावर हात टाकून 
: त्याचा उजवा कान कापून काढिला. ५१. तेव्हां येशूने 
म्हटलें, त्यांचें एवढें होऊं द्या, आणि त्यानें स्वाच्य़ा कानाळा 
स्प्शे करून त्याळा बरें केटें. ५२ जे मुर्म याजक, मंदि- 
राखे सरदार ब वडीऊ त्याच्यावर आले. होते. त्यांस वेश 
म्हणाला, असें छंटार्वर जावें तसें तुम्ही तरवारी. व सोटे 
घेऊन निकला कायग£ ५३ मी प्रतिदिषशी मंदिरांत तुमच्या- 
बरोंबर. असतांना तुम्ही मजवर हात टाकिला- माही, पण 
ही तुमची घटका आणि अंबाराची सत्ता आहे. डी 


५४ मे त्यांनीं त्याला फ्कडून प्रमुख याजकाच्या घरीं 
नेलें; तेव्हां पेत्र दुरून मागेमागे चाळ लामला:. ५५ ते. 
राजांगणाच्या मध्यभागीं विस्तव पेटवून एकत्र बसलें होते, 
त्यांजमध्यें पेत्र जाऊन बसल्ग. ५६ तेव्हां. कोणाएका 
दासीने त्याला विस्तवाच्या उजेडांत बसठेळें पाहून त्याज- 
कडे टक लावून म्हटलें, हाहि त्याजबरोबर होता; पण तो 
नाकारून बोलला, ५७ बाई, मी त्याला ओळखत नाहीं. ५८ 
कांहीं वेळानें दुसऱ्या एकार्ने त्याला पाहून म्हटलं, तुंहि- 
त्यांतला आहेस; पेत्र म्हणाला, ग्रहस्था, मी तो नाहीं. ५९ 
सुमारें एकं तास झाल्यावर आणखी एक जण खातरीर्ते 
म्हणाला, खरोखर हाहि त्याजबरोबर होता; हा गरालीलीच 
आहे. ६० पेत्र म्हणाला, गरहस्था, तू काय बोलतोस तें 
मंठा समजत नाहीं. असें तो बोलत आहे इतक्यांत कोंबडा 
आरवला. ६१ तेव्हां प्रभूने वळून पेत्राकडे दृष्टि लाबिली; 
आणि आज कोंबडा आरवण्याअगोदर तू. तीन वेळां 
मळा नाकारिशील, असें जें प्रभूने सांगितलें होतें तें पेत्राला 


आढवलें. ६२ मग तो बाहेर जाळन फार रडला. .. 


६३ ज्या मनुष्यांनीं येथला धरिले होतें त्यांनीं त्याची 
थद्च कहून त्याला मार दिला. ६४ त्यांनीं त्याचे ढोळे 
बांधून त्याला .विचारिळें, अंतज्ञोनानें बोल; तुला कोणीं 
मारिठे हें सांग. .६५ त्यांनीं त्याची निंदा करून त्याच्या- 
विरुंद इतर पुष्कळ गोष्टी उच्चारिल्या 

- मुख्य याजकापुढे येशू 

६६ भगे दिवस उगवंल्मावर लोकांचें वडीलमंडळ, मुख्य 
याजक व शातख्री एकत्र जमले; आणि ते त्याला आपल्या 
न्यायसर्भेत नेऊन म्हणाले, ६ ७ तूं लिस्त असलास तर आम्हांस 
सांग. त्यानें त्यांस म्हटलें, मीं. तुम्हांस सांगितटें तरी तुम्ही 
किश्वास धरणार नाहीं; ६८ आणि मीं वित्नारिळें तरी तुमी 
उत्तर देभार नाही; ६९ तरी एथून पुढें मनुष्याचा पुत्र 
सर्थसमर्थ देवाच्या. उजवीकडे बसेल. ५० तेव्हां ते सवे 
म्हणाळे, तर तू देवाचा पुत्र आहेस ग्हगॉरा, 
मी आहें म्हणून तुल्ही म्हणतां शकी कोटी ते म्हणाले. 
आपल्याला साक्षीची...भाणखी काय गरज £; आपण 


र्ट 


म«० २९३१-२७ 





रोमी सुभेदार पिलात याच्यापुढें ये 
१ नैंतर त्या सवे मंडळीने उठून त्याला 
झे थित्रताकडे नेले; 
असा. दोष ठेवू लागले कीं हा आमच्या 
राष्ट्राला . फितवितांना, .केसराळा पट्टी देणें मना करि- 
तांना, आणि. मी त्वतः लिस्त राजा आहें असें म्हणतांना 


आम्हांस आढळला. ३ तेव्हां पिलातानें त्याला बिचारिलें . 


कीं तूं यहूद्यांचा राजा आहेस काय ? त्यानें. त्याला 
उत्तर दिळें, तूं म्हणतोस. ४. तेव्हां मुख्य याजकांस 
व.. लोकसमुदायांस , पिलातानं म्हटलें, . मला या मनु- 
ष्याच्या ठायीं कांहीं. दोष आढळत नाहीं. :५ तरी ते 
अधिकच आग्रह धरून म्हणाळे, हा. ग्रालीलापासून 
आरंभ करून : एथपर्यंत अवघ्या यहूदीयांत शिक्षण देऊन 
लोकांस विथविंतो. 
हेरोदाच्यापुढें येशू 

६ तेव्हां पिलातानें हे ऐकून हा -मलुष्य गालीली 
आहे. काय, असें विचारिठें; ७ आणि तो हेरोदाच्या 
अमलांतला. आहे असें. समजल्यावर त्यानें त्याला 
हेरोदाकडे पाठविलें. तोहि त्या दिवसांत यरुशलेमांत 
होता. 

< येशला' पाहून हेरोदाला फार: संतोष. झाला 
कारण त्याजबिषयीं ऐकल्यावरून त्याला भेटावे अशी 
बर्‍याच दिवसांपासून त्याची इच्छा होती, आणि 
त्याच्या . हातून झालेलें. एकादे अद्भुत कृत्य दृष्टीस 
पडेल अज्ली त्याला आशा होती. त्यानें त्याला बरेच 
प्रश्न केले; ९ परंतु त्यानें त्याला कांहीं उत्तर दिलें 
नाहीं. १० तेव्हां मुख्य याजक व शास्री यांनी 
उर्भे राहून आवेशाने त्याजवर दोष ठेविले; ११ 
आणि  हेरोदार्ने ब त्याच्या शिपायांनी त्याचा धिक्कार 
व॒ उपहास करून आणि त्याला झळझळीत वस्त्रे 
लेबवून पिलाताकडे परत पाठविलें. १२. त्याच दिवशीं 
पिलात वे हेरोद हे परस्पर “मित्र झाले; त्यापूर्वी 
त्यांचें आपसांत वैर होते. .-. : : 

क पिलात; बरज्या व येरा 


२ आणि ते त्याजवर 








छोक यांस एकत्र बोलावून - म्हटलें, १४ हो -मनुष्य 
लोकांस. फितविणारा म्हणून ह्याला तुम्ही मजकडे आणिलें. 
आणि: पाहा, मी तुमच्यादेखतां याची चोकशी केल्यावर 
ज्या. गोष्टींचा आरोप तुम्ही याजवर आणितां . त्यां- 
संबंधीं या मनुष्याकडे 'कांहीं दोष: मला आढळला नाहीं; 
१५ हेरोदालाहि नाहीं; कारण त्यानें त्याला आपल्या- 
कडे परत पाठविलें;.. आणि पाहा, यानें मरण- 
दंडास योग्य . असें कांहीं केळे नाहीं. १६ यास्तव 
मी ह्याला फटके' मारून सोडून देतों; [ १७ आणखी 
त्या सणांत त्याला त्यांकरितां एका जणाला .सोडावें 
लागत असे. ] १८ परंतु. सर्वांनी. एकच . आरोळी 
करून म्हटलें, याची वाट लावा, आणि आम्हांसाठीं: 
बरल््याला सोडून द्या: १९ तो इसम नगरांत. झाळेंळा 


| दंग व खून यांमुळें बंदीत टाकिलेला होता. . २० 


येशूला सोडावें ह्या इच्छेने पिलातानें पुनः त्यांजबरोबर 
भाषण केलें; २१ तरी त्यांनीं, याला वधस्तंभावर 
खिळा, वधस्तंभावर ख्रिळा, अज्ञी ओरड: केली. २२ 
तो त्यांस तिसऱ्यानें म्हणाला, कां £ त्यानें काय 
चाईट केळें आहे .९ त्याजकडे मरणास योग्य असा 
कांहीं दोष मला आढळला नाहीं; यास्तव मी याला 
फटके मारून सोडून देतों; . २३ पण - याला वर्धर्स्त- 
भाशी खिळावें असा त्यांनी मोठ्याने. ओरडून आग्रह 
केला; आणि त्यांच्या ओरडण्याला यदा आलें. २४ 
तेव्हां पिलातारने त्यांच्या मागण्याप्रमाणे . व्हावे असा 
ठराव ' केला. २५ नंतर दंगा व खून यांमुळें बंदीत 
टाकिलेल्या ज्या एकाला त्यांनीं मागितळें त्याला 
त्यानें सोडून दिलें, आणि येशूला त्यांच्या मर्जीवर 
सोपून दिलें. . न 
येशला वघस्तंभी खिळतात 
२६ पुढें ते त्याला घेऊन जात. असतां शिमोन 
कुरेनेकर हा इसम रानांतून येत . होता, : त्याला- त्यांनी . 
घरून “त्याजवर: :वर्धस्तंच* ठेविला. आणि तो: त्याला. 


'येशच्यानमानें वाहण्यास कवि. 


५७ . तेव्हां: त्याच्यामॉर्गे लोकांचा व . त्याच्यॉसाठी 


१३ मग पिलातानें मुख्य याजक, अधिकारी व ऊर बडवून घेऊन झोक ' करीत असलेल्या” 
९९ 


गअ० २३५२१७-२९४:१ 


. 'मोठा संभुदाय चालला होता; २९८ येशू 
त्यांजकडे बळून . म्हणाला, अहो. यरडालेमकर कन्यांनो, 
मजसाठीं रह. नका, तर आपणांसाठीं व आपल्या 
संल्ग्रंबाळींसाठीं रडा. २९ कारण पाहा, असे दिवस 
येतील: कॉ ज्यांत .वांझ, न प्रसवलेलीं उद्रे, व न 
पाजिलेळे स्तन हीं धन्य. आहेत. असे. म्हणतील. 
३०. त्या समयीं ते “ पंवेतांस म्हणूं लागतील, आम्हांवर 
पढा; व टेकड्यांस म्हणतील, आम्हांस झाका. ” ३५ ओल्या 
झाडांला असें करितात तर वाळलेल्यांचें काय होईल 
. ३२ त्याच्याबरोबर दुसऱ्या दोघां जणांस अप- 
राधी: म्हणून वघ करण्यासाठी नेठें. . 
३३ नंतर ते कंवटी म्हटलेल्या जागीं आले, 
तेव्हा : तेथें. त्यांनी त्याला व त्या अपरांध्यांस, एकाला 





त्याच्या उजवीकडे व एकाला डावीकडे, असें वध- : 


स्तंभावर सखिळिळें. ३४ तेव्हां. येशू म्हणाला, हे बापा, 
सयांना: क्षमा कर; कारण हे काय करितात हें ह्यांस 
समजत नाहीं. “ नंतर त्यांनीं विठ्या. टाकून त्याचीं 
अले. वांटून घेतलीं. ३५ लोक “ पाहत्त ! उभे होते; 
अधिकांरीहि “ उपहास करीत म्हणाले, ' त्यानें दुस- 
ऱ्यांस तारिले, जर. तो देवाचा ख्विस्त, त्याचा 
निबडलेठा असला तर त्यानें स्वतःचा बचाव करावा. 
३६. शषिपायांनीहिं जवळ येऊन, त्याला आंब देऊन 
त्याची 'अकझी थट्च केळी कीं ३७ तूं यहृद्यांचा 
राजा असलास तर स्वतःचा बचाव कर; 

३८ हा यह्यांचा राजा आहे, असा एक लेखहि 
स्याथ्याबरतीं होता. 
- १९ बधस्तंभावर लिळिलेल्या त्या. :अपराध्यांतील 
एकानें त्याची निंदा करून म्हटलें, तू लिस्त आहेस ना £ 
तर स्वतःचा व आमचा बचाब कर; ४०. परंतु दुसऱ्याने 
त्याह्य धमकावून म्हटळें, तुलाहि. तोच दंड असतां दू 
देषाला. भीत नाहींस काय £ ४१ आपला दंड तर 
यथान्याय आहे; कारण आपण आपल्या कर्माचे योग्य 
फळ भोगीत आहों; परंतु: यार्ने कांहीं अयोग्य केलें 
जाही; ..४९ मग तो म्हणाला, हे. येच ,..तू॑ आपल्या 
राजाधिकारानें येझील तेव्हां माझी आठवण कर. ४२३ 








तो त्यात्र म्हणाला, मी तुलां खचीत सांगतो, तू 
आज मजबरोबर सुखलोकांत असशील. . 
येदचा मृत्यु . 

४४ इतक्यांत सुमारें दोन प्रहर झाळे, आणि 
सूर्येप्रकाह नाहींसा होऊन तिसर्‍या प्रह्दरापर्येत सर्वे 
देशोवर अंधार पडला; ४५ आणि पवित्रस्थानांतील 
पडदा मधोमध फाटला. ४६ तेव्हां येशू उच्च स्वराने 
ओरडून म्हणाला, हे बापा, € मी आपला आत्मा तुझ्या 
हाती सोपून देतों; असें बोळून त्यानें प्राण सोडला; 
४७ तेव्हां झालेळें पाहून जमादाराने देवाचें गौरव 
करून. म्हटलें, खरोखर हा मनुष्य धार्मिक होता. 
४८ हा प्रकार पाहण्याकरितां . जमलेले सवे लोक- 
समुदाय झालेल्या गोष्टी पाहून ऊर बडवीत माघारे 
गेळे. ४९ तेव्हां त्याच्या “ओळखीचे ' सव जण व 
ज्या बायका त्याच्यामागे गालीलाहून आल्या होत्या 
त्या हें पाहत “ दूर्‌ उभ्या राहिल्या होत्या. 

येशला खडकांत खोदलेल्या कबरेत ठेवतात 

५० तेव्हां पाहा, यहूद्यांच्या अरिमथाई नगरांतला 
योसेफ नामक्र एक मनुष्य होता, तो मंत्री असून 
सजन व धार्मिक असा होता; ५१ त्यानें त्यांच्या 
बिचाराला व कामाला संमति दिली नव्हती, व तो 
देवाच्या राज्याची वाट पाहत होता. ५२ त्यानें 
पिलाताकडे जाऊन येश्चें. शरीर मागितठें; ५३ तें 
त्यानें खालीं काढून तागाच्या वस्त्राने गुंडाळले व 
जिच्यांत , तोंपर्यंत. कोणाला  ठेविळें. नव्हतें अश्या 
खडकांत खोदलेल्या कबरेंत तें ठेविलें. ५४ तो 
तग्रारी करण्याचा दिवस असून शुब्बाथ सुरू होणार 
द्दोता. ५५ ज्या बायका गालीलाहून त्यांच्याबरोबर आल्या 
होत्या, त्यांनीं त्यांच्यामागे येऊन ती कबर: पाहिली, व 
त्याचें शरीर कसें ठेविलें हेंहि पाहिलें. ५६: मग त्यांनीं 
परत जाऊन सुगेधी द्रव्यें व सुगंधी तेलें तयार केलीं 

रिकामी कबर 
शब्बाथ दिवशीं आह्िप्रमारणे . त्या स्वस्थ 
२१९९ राहिल्या: १ आठवल्याच्या पहिल्या दिवशी 
मोठ्या . पहांटेस आपण . तयार केलेल 


९०० 


लूक. अ० २४४१-३० 


रजा अड ्डाशआआआआथथवाावववय आयी 
सबंधी : द्रव्यें. घेऊन त्या कबरेजवळ आल्या; २ तों | डोळे आकळण्यांत आले होते. १७ त्यानें त्यांस 
कबरेवरून थोंड लोटलेली आहे. असें त्यांच्या दृष्टीस | म्हटलें, तुम्ही चालतांना ज्या गोष्टी . एकमेकांबरोबर 
पढळें.. ३. त्या आंत गेल्यावर. त्यांस प्रभु 'येश्वरचें । बोलत आहां त्या कोणत्या ? तेव्हां ते स्लांत्रमुखं 
झअंरीर सांपडळें नाही. ४ मग असें झालें कीं | होऊत उभे राहिले. १८ मग त्यांच्यांतून :- क्ुयपा . नार्मे 
त्याविषयी त्यांस भ्रांति पडली, तों पाहा, लखलखीत । एकानें त्याला उत्तर दिले, आपण यख्ळलेमांतून प्रवास 
वरे ल्यालेले दोन पुरुष. त्यांच्याजवळ उभे राहिले. | करीत असतां त्यांत या दिवसांमध्ये घडलेल्या - गोष्टी 
७. तेव्हां भयभीत होऊन त्यांनी आपफ्लीं तोंडें | ज्याला ठाऊक नाहींत असें आपण एकटेच आहां कायर 
भूमीकडे . केली. असतां ते त्यांस म्हणाले, तुम्ही |१९ तो त्यांस म्हणाला, कसल्या गोष्टी त्यांनीं त्याला 
जीवंताचा शोध “मेलेल्यांमध्ये कां करितां १ ६ तो _ म्हटलें, नासरेथकर येश् याविषयींच्या; तो देवासमक्षे बं. 
एथे नाहीं, "पण उठला आहे; तो गालीलांत' असतां | सर्वे लोकांसमक्ष कृतीनें व भाषणाने. पराक्रमी असा संदे 
त्यानें तुम्हांस काय सांगितळें त्याची आठवण करा: || झाला. २० त्याला आमच्या सुख्य याजकांनीं व अधिका- 
७ तें असें कॉ मनुष्याच्या पुत्राला पापी जनांच्या | न्यांनीं पकडून देहांतशिक्षेसाठीं वधस्तंभावर खिळिलें; २१ 
हातीं धरून देण्यांत यावें, त्याला वधस्तंभावर खिळ- | परंतु इत्लाएलाची मुक्ति करणारा तो हाच अक्षी आमची 
ण्यांत ग्रावें, ' व तिसऱ्या दिवशीं त्यानें पुनः उठाबें, | आह्या होती. इतर्केंच नव्हे तर या सव गोष्टी झाल्या; 
याचें अगत्य आहे. ८ तेव्हां त्यांस त्याच्या बोल- | त्याला आंज तिसरा दिंवस आहे. २२ आणखी आमच्या. 
प्यांची आठवण झाली; ९ आणि कबरेपासून परत । तील ज्या कित्येक स्रिया कबरेकडे मोठ्या. पहाटेस गेल्या 
येंऊन त्यांनीं अकरा शिष्यांस वः बोकीच्या सर्वांस | होत्या त्यांनीं आम्हांस विस्मित केळे. २३ त्यांस त्याचें 
हें सगळें वर्तमान सांगितलें. १० त्या मग्दालीया : शरीर सांपडलें नाहीं, सेव्हां त्यांनी येऊन सांगितलें की 
मरीया, योद्दान्ना व याकोबाची आई मरीया अशा ।| आम्हांस देवदूतांचें दर्शन झालें; त्या देवदतांनीं म्हटळें 
होत्या. त्यांजबरोबर ज्या दुसऱ्या 'होत्या त्यांनींहि | कीं ती जीवंत आहे. २४ मग. आमच्याबरोबर जे होते 
हें वतमान प्रेषितांस सांगितलें; १५ परंतु हें वर्तमान । त्यांपैकीं कित्येंक कबरेकडे गोळे आणि त्या स्त्रियांनी सांगि- 
त्यांस गप्प असें वाटळें, व त्यांनीं त्यांचें खरें मानिलें | तल्याप्रमार्णे त्यांस आढळले; पण त्यांना तो दिसला नाहीं. 
नाहीं. १२ तेव्हां पेत्र उठून कबरेकडें धावत गेला, | २५ तो ' त्यांस म्हणाला, अहो निरथुद्धि, व संदेष्यांनी 
व : ओणवे होऊन त्यानें आंत पाहिलें तों केवळ । सांगितलेल्या सवे गोष्टींचा निश्वास धरण्यास मतिमंद 
प्रेतवखे त्याला दिसलीं; तेव्हां झालेल्या गोष्टीविषयी | मनुष्यांनो ! २६ ख्रिस्ताने हीं दुःखें सोसावी भाणि 





आश्वये करीत तो आपल्या  धरीं-गेला. आपल्या मौरबांत जावें, यांचें :अगत्य नव्हतें काय? २७ 
अम्माऊस गांवच्या रस्त्यावर येशू कांहीं. | मगःत्यानें मोशे व सवे संदेष्टे यांजपासून आरंभ करून 
शिष्यांना दर्शन देतो सगळ्या शास्रांतील आपणाविषयींच्या गोष्टींचा अर्थ त्यांस 


१३ त्याच दिवशीं त्यांतील. दोघे जण यरुठाळेमा- । सांगितला. २८ मग ज्या गांवास ते जात होते त्याजवळ 
पासून सुमारें. :चार  कोर्सावरील : अम्माळस. नामक । आले तेव्हां त्यानें पुढे :जाण्याल्रा रोख दाखविला; २९ 
ग्रांवास जात : होते. १४ ते. त्या... घडलेल्या..सवे | परंतु ते त्यात आग्रह कहून म्हणाळे, भामच्या: एथे राहा; 
गोष्टींनिषयीं परस्पर संभाषण करीत होते; .१५:अ्णि । कारण संच्याकाळ:होत;चॉल्ली असून दिंवसःमतरर: आहे. 
असें झाळें. कीं ते संभाषण व चर्चा .करीतः. असतांना । तेव्हां तो त्यांच्यानसेवर  राहीक्यांस क्षांत गोला. ; हु> मंग 
येशू. स्वतः जवळ येऊन त्यांच्याबरोबर 'चाळं लागला; | अँसे झालें करीं :तो. त्याजबरोबर: जेवावयास ::बसका :भसतां 
१६ परंतु त्यांनीं त्याला ओळलूं नये: म्हणून ..त्यांचे । त्यार्ने भाकर घेऊन आश्लीवांद* दिला वशी. मोहून त्यांस 

- १०१ 


अ« २४:३०-योहान १:९ 





---- ३१' तेव्हां त्यांचे डोळे मोकळे झाले व त्यांनीं 
त्यात ओळखिलें; तों तो त्यांजपासून अंतधोन पांवला. 
३२.तेव्हां ते एकमेकांस म्हणाले, तो वाटेनें आपल्याबरोबर 
बोलत होता व शाक्ञाचा उलगडा करीत होता तेव्हां आपलें 
- अंतःकरण आंतल्याआंत उकळत नव्हतें काय £ ३३ त्याच 
घंटकेस ते उंठून यरठालेमास माघारे गेले, तेव्हां अकरा 
शिष्य व त्यांच्याबरोबर एकत्र झालेले लोक त्यांस आढळले. 
३४ ते. म्हणत होते कीं प्रभु खरोखर उठला आहे, व 
शषिमोनाच्या दृष्टीस पडला आहे. ३५ मग त्यांनीं वाटेतील 
गोष्टी आणि त्यानें भाकर मोडिली. तेव्हां आपण त्याला 
कसें ओळखिलें, हें निवेदन केलें. 

“> येक्य-प्रेषितांना दर्शन देतो 
५३६ ते र्‍या गोष्टी सांगत असतां तो स्वतः त्यांच्यामध्यें 
उभा राहिला व त्यांस म्हणाला, तुम्हांस शांति असो. ३७ 
तरी-ते घाबरून भयभीत झाले, आणि आपण कोणी भूत 
पाहत आहें असें त्यांस वाटलें. ३८ त्यानें त्यांस म्हटलें, 
तुम्ही कां घाबरलां, व तुमच्या मनांत तकंबितके कां 
उठतात £ २९ माझे हातपाय पाहा; मीच तो. आहे; मला 
चाचपून पाहा; जसें मला हाडमांस- आहे. म्हणून पाहतां 
तसें भूताला नसतें. ४० असें बोळून त्यानें त्यांस आपले 
हातपाय दाखविले. ४१ मग आनंदामुळें त्यांस तें खरें न 
वाहून ते आश्चये करीत असतां त्यानें त्यांस म्हट, एथें 
तुम्हांजवळ कांहीं खावयाला आहे. काय १ ४.२ मग त्यांनीं 


छूक-योहान 


त्याला भाजलेल्या माशाचा तुकडा दिला; ४२३ तो घेऊन 
त्यानें त्यांच्यादेखत खाल्ला, 

४ . ह्यावर त्यानें त्यांस म्हटलें, मी तुमच्याबरोबर 
असतांना तुम्हांस सांगितलेली माझी धचने हींच आहेत 
कीं मोशाचें नियमशात्र, संदेटे व स्तोत्रे यांत मजविषयीं 
जें लिहिलेळें आहे तें सव पूर्ण होणे अवश्य आहे. ४५ 
तेव्हां त्यांस शास्त्रबोध व्हावा म्हणून त्यार्ने त्यांचें मन 
उघडिलें; ४६ आणि त्याने त्यांस म्हटलें, असें लिहिलें 
आहे कीं लिस्तार्ने दुःख सोसार्वे, तिसऱ्या दिवशीं मेलेल्यां- 
मधून उठावे, ४७ आणि यरुरलेमापासून आरंभ करून 
सवे राष्ट्रांस त्याच्या नामानें पश्चात्ताप व पापक्षमा गाज- 
विण्यांत यावी. ४८ या गोष्टींचे साक्षी तुम्ही आहां; ५५ 
पाहा, माझ्या पित्याने वचन दिलेली देणगी मी तुम्हांकडे 
पाठवितो; तुम्ही वरून सामर्थ्ययुक्त व्हाल तोंपर्यंत य 
नगरांत राहा. र 

स्वगारोहण | 
- ५० नंतर त्याने त्यांस बेथानीपर्यंत बाहेर नेलें; आणि 
हात. वर करून त्यांस आज्ञीवीद दिला. '५१ मग असें 
झालें कीं तो त्यांस आज्लीवौद देत असतां त्यांज- 
पासून वेगळा. झाला आणि स्वर्गात वर घेतला गेला. 


। ५२ तेव्हां ते त्याला नमन करून मोठ्या आनंदाने 


यरुडठेमास माघारे गेले; "५३ आणि ते मंदिरांत 
देबाचा धन्यवाद नित्य करीत राहिले. 


योहानकृत शुभवर्तमान 
९० 


प्रस्तावना: 


रांत प्रकाहतो; तरी अंधाराने त्याचें ग्रहण केलें नाहीं. 


-.१ “आरंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता | ६ देवाने पाठविळेला एक मनुष्य प्रगट झाला त्याचें नांव 


९ आणि. शब्द: देव होता. २ तोच प्रारंभी देवासद्द होता. ! योहान. ७ तो साक्षीकरितां म्हणजे त्या प्रकाशयाविषयीं 

जु त्यांच्या द्वारें सवे झालें; आणि झोळे असें कांहींच | साक्ष देण्यांकरितां. आला, यासाठीं कीं त्याच्या द्वारें 

स्माजवांचून झारे नाहीं. ४ त्याच्या ठायी 'औवनः होते; | सर्वीनो विश्वांस धरावा.- ८ तो हा प्रकाश नव्हता, तर त्या 

च'तें जीवन मनुष्यांचा प्रकाश होतें. ५ तो प्रकाश अंघा- | प्रकाशाविषयी' साक्ष देण्याकरितां आलेला होता. ९ जो 
१०९ 


अ० १५१९-२५ 





; ययन्प्पसिकडाय प्रत्येक मनुष्याला प्रकाशित करितो तो जगांत . 


"येणारं होता! :१० तो. जगांत होता, व जग त्याच्या द्वारें 
झालें; तरी ज्ञानें: त्याला ओळखिलें नाही. ११ तो 
'स्वकीयांकेडेःआला!ततरी: त्याच्या स्वकीयांनीं त्याचा स्वीकार 
केला नाहीं. १९ - जितक्य़ांनीं त्याचा स्वीकार केला 
तितक्यांस, म्हणजे त्याच्या नामावर करि्वास ठेवणाऱ्यांस 
ताार्ने देवाची मुळें होण्याचा अधिकार दिला; १३. त्यांचा 
जन्म रक्त, अगर देहाची इच्छा, अंगर मलुष्याची इच्छा 
यापासून झाला नाहीं; तर. देवापासून झाला. १४ शब्द 
देही झाला;. आणि कृपा व सत्य. यांनीं परिपूर्ण असून 
त्यानें आम्हांमध्यें वस्ती केली; आम्ही त्याचें गौरव पाहिलें 
तें गौरव पित्यापासून आलेल्या. एकुलत्या एकाचे असावें 
असें होतें. १५ त्याविषयी योहांन साक्ष देतो, आणि उच्च 
स्वराने म्हणतो : जो माझ्यामागून'. येतो, . तो माझ्यापुढे 
झाला आहे, कारण तो माझ्यापूर्वी होता : असें ज्याविषयी 
मीं सांगितलें तो हाच आहे. १६. त्याच्या पृणेतेतून 
आपणां .सवौस मिळालें; कृपेवर कृपा मिळाली. १७ 
नियमशास्र मोशाच्या द्वारें दिलें होते; कृपा व सत्य 
हीं. येशू लिस्ताच्या द्वारे. आलीं. १८ देवाला कोणीं 
कधीं पाहिले नाहीं; जो एकुलता . एकर पुत्र पित्याच्या 
उराशीं असंतो त्यानें त्याला प्रगट केलें. 

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योद्दानाने येश्शुविषयीं 

दिलेली साक्ष 

* १९ पुढें जेव्हां यहूद्यांनीं यरुदालेमाहून- याजक व 
लेबी यांना योहानाला विचाराबयास पाठविले कीं तूं 
कोण आहेस, तेव्हांची त्याची साक्ष' हीच आहें. २० 
त्याने फ्त्कस्लि, नाकारिळें नाहीं; मी ख्रिस्त नाहीं 
असें फ्त्करिलें. २१ तेव्हां त्यांनी त्याठा विचारिलें, 
तर काय ? तूं एलीया आहेस काय १ तो म्हणाला, 
मी नाहीं. तूं तो संदेष्टा आहेस काय १ त्यावर त्यानें 
* नाहीं ' असें उत्तर दिलें. २२ यावरून ते त्याला 
म्हणाले, ज्यांनीं आम्हांस पाठविलें त्यांस आम्हीं उत्तर 
द्यावें म्हणून, तू कोण आहेस, हें सांग; तू आपणा- 
बिषयीं कांय म्हणतोस ९ २३ तो. म्हणाला, यशया 
संदेष्टय़ानें सांगितल्याप्रमाणे, 


-कां करितोस £ 


करा,. असें. अरण्यांत ओरडणाऱ्याची:, वाणी” मीं 
आहईे:. २४ ह्या .इसमांना. पर्ल्यांनीं..पादविले. : होते, 
२५ त्यांनीं त्याला बिचारिलें, . तू: : ल्ल: नाहींस). 
एलीया नाहींस व तो. संदेश्वहि नाहींस; : तर रबयाधित्मा 
२६. योझानानें.. त्यांस :उत्तरः विळे. 
सी पाण्याने बाप्तिस्मा .करितो;.. ज्याला. तुम्ही. ओळखत 
नाहीं. असा. एक . तुम्हांमध्ये उभा. आहेः: २७ तो 
माश्यामागून. येणारा. आहे, - त्याच्या - वाहणेचा बंद 
सोडावयास मी योग्य - नाहीं. .९८ या. गोष्टी -यादेनेच्या 
पलीकडे बेथानींत, योहान बासतिस्मा. देत होता. तेथें; 
झाल्या. 

<९ दुसर्‍या दिवशीं त्यानें . येशूला आपणाकडे 
येतांना पाहून म्हटलें, हा. पाहा, जगाचे. पाप हरण 
करणारा, देवाचा कोकरा ३० ज्याविषयी . सीं 
सांगिंतळें की, जो माझ्यापुढे, झाला आहे, .कारण तो 
माझ्यापूर्वी होता. असा पुरुष माझ्यामागून येत आहे, 
तो. हाच आहे. . ३१ मी. त्याला ओळेखीत नव्हतो, 
तरी त्याने इललाएलासः प्रगट 'न्हावें. म्हणून मी येऊन 
पाण्यानें बाप्तिस्मा करितों. ३२  योह्वानानें अशी साक्ष 
दिली कीं मीं आत्म्याला कवुतरासारखे॑ं आकाद्यांतून 
उतरतां पाहिलें. आहे; आणि तो त्याजवर सहिला. 
३२ मी त्याला ओळखीत मव्हतों; .तरी ज्यानें.-सला 
पाण्याने बाप्तिस्मा करावयास पांठविटें त्यानें मला सांगितळें 
होतें कीं ज्या कोणावर : आत्मा उतरतांना थव राहलोना 
पाहशील . तोच पबित्र आत्म्याने बापित्मा करणास 
आहे. ३४ मीं प्राहिळें आहे व साक्ष दिली आहे 
कीं हा देवाचा पुत्र आहे. 
बातिस्मा करणाऱ्या योहानाचे शिष्य व येशू 

३५ त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीं आपल्या शिष्यांतील 
दोघांसहृ योहान पुनः उभा असतां ३६ येथला चालतांना 
न्याहाळून पांहून म्हणाला, हा -पाहा, देवाचा कोकरा ! 
३७ ते दोघे. बिष्य त्याचें. हें-म्हणणें ऐकून  येढषच्या 

३८ तेव्हां येशुले: वळून त्यांस आपल्यामागे येतांना 

पाहून म्हटलें, काय - शोधिता १: ते. म्हणाळे, र्यी, 


« परमेश्वराचा . माये नीट । ( म्हणजे गुरुजी, ) आपण कोठें राहतां ? . २९ त्याने 
१० 


शै 


० १४१३९०-७९४१५ 





त. म्दंटळें, या; 
कोंठे राहती ते पाहिले:-त्या दिवशी तेंःत्याच्या ऐथें राहिलें: 
तेव्हां. सुमारे दहावा तास होता. ४० जे दोघे जणं 
योंहानांचें महणणे :ऐंकून त्यांच्यामागे गोळे, त्यांत शिंमोन 
पेत्रचा भाऊ अंद्रिया हो ऐकं' होता; ४१ त्याला त्याचा 
स्वत:चा भाऊ शिमोंन' पहिल्यर्नि'मेटली:-. तेव्हां तों त्याला 
म्हणाला, मशीहा (म्हणजे खिस्ते:) आम्हांस - सांपडला 
आहे. ४२ त्याने त्याला येशकंडे आणिलें; येशूने. त्याजकडे 
पाहून; म्हटले; ' तूं -योहानाचो पुत्र शिंमोन' आहेस; तुला 
केफा (हणजे पेत्र ) म्हणतील, ः 
४३ दुसर्‍या दिवशीं त्यानें गरालीलांत जाण्याचा 
बेत केलां, तेव्हां फिलिप्प त्याला भेटला; येने 
त्यांला ' भेटले, : माझ्यामांगें ये. : ४४ फिलिप्पः तरं 
अद्रिया.वैः पेज यांचें नगर ' बेथसैदा- .एथला '-होताः 
४५ : किलिप्पाला :“नंथनेल .  मेटल्यावर तो त्याला 
म्हणाला, - ज्याविषयी - मोशाने - नियमशाखांत. लिहिले. व 
संदेष्॒यांनी लिहिटें लो, - म्हंगजे थोसेफाचा पुत्र- येश्‌ 
नासरेथकर, आम्हांस सांपडला आहे. ४६ नथनेलोनें 
त्वाछा म्हटलें, नासरेथांतून कांहीं उत्तम निघेल काय £ 
फिलिप्र्प':₹्याला म्हेणाळा;' येऊन. पाहा. ४७ येशूने 
नधनेंठाला . आपणाकडे ' येतांना “ पाहूनः:. त्याविषयी 
मटे, पाहा, “हा .. खराखुरा . :इत्वाएली * आहे, यांत 
२.आहीं.! “४८ “नथनेलळ त्याला. म्हणाला, आप- 
णाला :आजझी. ओळख कोठली ? :- येगारने त्याला उत्तर 
दिळें,: -तुला. फिलिप्पानें बोलावण्यापूर्वी सूं अंजिराच्या 
झोडाखाठीं होतास, तेव्हां मीं तुला . पाहिलें. 
४९ नथनेलारने त्याला म्हटलें, गुरुजी, - आपण 
देवाचे पत्र ' आहो; . आपण. इस्माएलाचे राजे 
. ५० > येशूने त्याला. म्हटलें; - मीं तुला 
अंजिराच्या झाडाखाली. पाहिले. :- असे तुर्त्र. सांगितलें 
म्हणून तूं निश्वास :: घधरितोस काय ? 5यांहून मोठ्या 
गोष्टी :पाहशील:-: ५१. आणखी :: तो :त्याला”- म्हणाला. 
मी तुम्हांस ःखचीत: खचीत .,सांगली, आकादय उघडलेले 
आणि देवदूतांस “चढतांना . चं मनुष्याच्या - पुत्रावर 
उतरतांना तुम्ही पाहाल. गह - 


म्हणजे: पाहाल... 'मॅग त्यांनी येऊन तो ।. 


भरा, तेव्हां त्या त्यांनी तोंडोतोंड भरल्या. 


. . कांना येथील लम 
१- नंतर . तिसऱया दिवशीं - गालीलांतील' काना 
र एथें लम होतें; : आणि “येह्यची'- आई तेथें होती. 

२ येथला. च. त्याच्या 'बिष्यांलाहि लमनाचें* आमं 
त्रणं होतें; २ आणि द्राक्षारस . सरला तेव्हां येसर्ची 
आहे त्याला म्हणाली, : त्यांच्याजवळ' दाक्षारस नाही. 
४ येशर्नेः तिला म्हटलें, बाई, माझा तुझा काय संबंध १ 
माझी वेळ भजून आली नाहीं... ५ त्याच्या आईने 
चाकरांस म्हटले, हाः जे. कांहीं तुम्हांस सांगेल तें 
कर. ६ तेथें पाण्याच्या, सहा. दगडी... कुंड्या, यहू- 
द्यांच्या शुद्धीकरणाच्या रीतीप्रमाणे ठेविल्या होत्या; 


: ह्यांत दोनदोन किंवा “तीनतीन. . मण मावतील ' अद्य 


त्या होत्या. .३- येशूनं त्यांस म्हटलं, कुंड्या पाण्यानें 
“८ मग 
त्याने त्यांस सांगितले, आतां त्यांतून . काढून जेवण- 
कारभाऱर्‍्याकडे *या; तेव्हा त्यांनीं तसें नेलें. ९ जेव्हां जेवण- 
कारभार्‍यानें 'प्राण्याचा झालेला द्राक्षारस चाखला, (तो 
कोठला आहे. हें त्याठा ठाऊक नव्हतें, . पाणी . काढ- 
णाऱ्या चाकरीस ठाऊक होतें,.) तेव्हां. जेवणकार- 
भाऱ्यानें वसला बोलावून म्हटलें, १० प्रत्येक मनुष्य 
पहिल्यानें चांगला द्राक्षारस वाढितो, आणि लोक यथेच्छ 
प्याल्यावेर :मग* नीरस वाढितो;... तुम्हीं तर चांगला 
द्राक्षारस अजूनपर्यंत ठेविला आहे.. ११ येशनें आपल्या 
चिन्हांचा हा «आरंभ. गालीलांतील काना येथें. करून 
आपलें गौरव. प्रगट केले, आणि त्याच्या शिष्यांनी 
त्याजवर चिश्वास ठेविला. 

१२ त्यानंतर तो, त्याची आहे, त्याचे भाऊ व 
त्याचे शिष्य कफणेहूमास खालीं गेले; परंतु. लेथें ते 
फोर दिवस राहिले. नाहींत. 

मंदिराचे शुद्धीकरण 
* १३ तेव्हां *यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला, 
व येशू यस्ठालेमास वर गेला; ..१४ आणि मंदिरांत 
गुरें; मेंढरे व कबुतरे विकणारे आणि सराफ हे 
बसलेले त्याला आढळले. १५ तेव्हां . त्याने दोर्‍्यांचा 
एक. कोरडा करून: मेंढरे व गुरे या सवांस. मंदिर 


4व्न्ड 


योहान 


अ०:३१५-३४१६ 





रांतून*-घालबिके; 'सराफांचा खुर्दाहि ओतिला व चौरंग | खचीतं - खचीत सांगतों, पाण्यापासून व आत्म्यापासूर्क | 
धालेये. केले; 3६ आणि कबुतरे विकणाऱ्यांस म्हटलें, | 'जग्मल्याबांचून कोणालाहि देवाच्या. राज्यांत अवेश. करिशी 


हीं एथूत' काढा;  मोझ्या बापाचे .धर व्यापाराचे घर 
करूं. नका... १७ तेव्हां“ तुझ्या  मंदिराविषयींचा 
आवेश मला ग्रासून टाकील ” असें. लिहिलेळें अस- 
त्याचें त्याच्या शिष्यांस आठवले. १८ यहूद्यांनीं त्याला 
म्हंटले, आपणे हे करितां तर आम्हांस काय चिन्ह 
दाखविता १ १९ येशूने त्यांस उत्तर :दिलें, - तुम्दी हें 
मंदिर मोडा, आणि हें मी' तीन दिवसांत उभारीन. 
२० यावरून यहूदी म्हणाले, हे. मंदिर बांधावयास 
शेचाळीस .वर्ष लागलीं आणि हें आपणं तींन दिवसांत 
उभारणार काय ९ २१ तो तर आपल्या इारीरखूपी 
मंदिराविषयी. बोलला. २२ यात्तंव तो मेलेल्यांमधून 
उठल्यावर त्याच्या शिष्यांसं, त्याने असें म्हटलें होतें 
हे आठवले, आणि त्यांनीं शात्रावर व. येशने जें 
वचन सांगितलें होतें त्यावर विश्वास ठेविला. 

२३ तो वल्हांडणाच्या सणांत यरुठालेम एर्थे अस- 
तांना त्यानें केलेलीं चिन्हें पाहून पुष्कळ लोकांनीं 
त्याच्या नामावर बिश्वास ठेविला. २४ येशूला तर सर्वांची 
ओळख असल्यामुळें त्यानें स्वतःला त्यांच्या हातीं सोपविले 
नाहीं; २५ आणखी मनुष्याविषयीं कोणी साक्ष द्यावी 
याची त्याला गरज नव्हती, कारण मनुष्यांत काय 
आहे ह्याचें ज्ञान त्यांला स्वतःला होतें. 

निकदेमाबंरोबर संभाषण 

१ परूऱ्यांपैकी निकदेम नामक एक मनुष्य होता 

-३ तो यहृद्यांचा एक अधिकारी होता. २ तो रात्रीं त्याज 
: कडे येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण देवापासून 
आलेले शिक्षक आहां हें आम्हांस ठाऊक आहे; कारण हां 
जीं व्विन्हे आपण करितां तीं देव त्याच्याबरोबर असल्या- 
वाचून कोणाच्यारने कंरवणार नाहींत. ३ येशर्ने' त्याला 
म्हटलें, मी तुला खचीत खचीत सांगतों, नव्याने. जम्म- 
ल्यावांचून कोणालाहि देवाचें राज्य पाहतां. येत. नाहीं..४ 
निकदेम त्याला म्हणाला, म्हातारा झालेला मंनुष्य कसा 
जन्मेल १ त्याच्याने मातेच्या उदरांत दुसऱ्याने जाववेल वे 
जन्म घेववेळ काय £ "५. येशर्ने उत्तर दिलें की. मीं तुंला 


येत नाहीं. ६ जें देहापासून जन्मले ते देह-आहे> !ग्राणि 
जे आत्म्यापासून जन्मले तें आत्मा” आहे: उ. :तुम्दांस 


नव्याने जन्मळें पाहिजे हें मीं तुला सांगितलें, म्हणून 


आश्चय मानूं नको. ८ वारा पाहिजे तिकडे वाहतो, आणि 
त्याचा नाद तूं ऐकतोस; तरी तो कोठून येतो व कोठें 
जातो हें तुळा कळत नाहीं; जो कोणी आत्म्यापासून जन्मला 
त्याचें असेंच आहे. ९ निकदेमानें त्याला म्हटलें, या गोष्टी 
कश्या होतील £ १० येशूने त्याला उत्तर दिलें, तूं. इत्राएल 
लोकांचा गुरु असून या गोष्टी समजत नाहींस काय £ ११ 
मी. तुला खचीत खचीत सांगतों. कीं जें आम्हांस ठाऊक. 
आहे तें आम्ही सांगतो, आणि जें आम्हीं पाहिळें आहे 
त्याविषर्यी साध्ह देतो; आणि तुम्ही आमची साक्ष मान्य 
करीत नाहीं. १२ मीं प्रथ्वीवरच्या गोष्टीं तुम्हांस सांगितल्या 
असतां तुम्ही विश्वास धरीत नाहीं, तर मग स्वर्गातल्या 
गोष्टी तुम्हांस सांगितल्यास विश्वास कसा धराल १ *१३ 
स्वगोहून उतरलेला [ व स्वर्गात असलेला ] मनुष्याचा पुत्र 
याजवांचून कोणी स्वर्गी चहून गेला नाहीं. १४ जसा 
मोशानें अरण्यांत सर्प उंच केला तसेंच मनुष्याच्या. पुत्राला: 
उंच केलें पाहिजे; १५ यासाठीं कीं जो कोणी... विश्वास 
ठेवितो त्याला त्याच्या ठायीं सावेकालिक . जीवन 
प्राप्त व्हावें. 

१६ देवाने जगावर एवढी प्रीति केली कीं त्यानें 
आपला एकुलता एक पुन्न दिला, यासाठीं कीं जो कोणी 
त्याजवर विश्वास. ठेवितो त्याचा नाश होऊं नये तर त्याला 
साबैकालिक जीवन प्राप्त व्हावें. १७ देवाने पुन्नाला 
जगाचा न्यायनिवाडा करण्यासाठीं नाहीं, तर त्याच्या द्वारें 
जगाचें तारण व्हावें म्हणून पाठविलें. १८ जो त्याजवर 
विश्वास ठेवितोःत्याजवर न्यायनिवाद्याचा प्रसंग येत नाही; 
जो. विश्वास ठेवीत नाददीत्याचा न्यायनिवाडा झाठाच आहे? . 


कारण त्यानें केषोंच्या एकुलंत्या. एका. पुत्राच्या: नामावर 


विश्वास ठेविला नाही. १९ न्यायींचा निवाडा हाच आहे. 
कीं जगांत प्रकाशे आला*आहें; 'भाणि मसुष्यांनी . प्रकाशा 
पेक्षां अंधाराची आवड धरिली; कॉरंग त्यांची कर्मे दुछं 


१०५ 


अ० ३४ कर्डे १ 


__ २क जो*कोणी.* वाईट कर्मे करितो तो प्रकाशाचा 
द्वेष करितो; आणि आपलीं कर्मे सदोष ठरू नयेत : म्हणून 
प्रका्याकर्डे -येत नांही; २१ परंतु जो. सत्य आचरतो तो 
ग्रकाह्यकडे. येतो; यासाठीं कीं आपलीं कर्मे देवाच्या ठायीं 
केलेलीं आहेत अश्लीं ती. उघड व्हावी 
बातिस्मा करणारा. योहान येशविषयीं 
-. . :. _. “आणखी साक्ष देतो 
"२२ त्यानंतर येश आणि त्याचे विष्य यहूदीया प्रांतांत 
आले; आणि तो तेथें त्यांच्याबरोबर राहून बाप्तिस्मा करीत 
असे. २३ योहानहि शालिमाजवळचें  एनोन येथें बापिस्मा 
करीत असे, 'कारण तेर्थे फार पाणी होते; आणि ठोक 
येऊन बाप्तिस्मा घेत असत. २४- योहान 'तोंफ्यंत बंदि 
झाळेंत पडला नव्हता, २५ -योहानाच्या . शिघ्यांचां. एकरा 
यहूद्याबरोबर शुद्धीकरणाविषयीं. वादविवाद झाला. :२६ ते 
योहानांकेडे येऊेन त्याला म्हणाले, गुरुजी; पाहा, यारदे- 
नेच्या पलीकडे जो तुझ्याबरोबर : होता, ज्याविषयी तूं साक्ष 
दिली आहे, तो बाप्तिस्मा करितो; आणि सर्व लोक त्याज- 
कडे जातात. २७ योह्यानानें उत्तर दिलें, मनुष्याला स्वर्गी- 
तून दिल्यावांचून कांद्दी मिळत नाहीं. २८:मी ल्िस्त-नव्हे 
तर त्याच्यापुढे पाठविलेला आहें,,.असें मीं: म्हटलें, या- 
विषयीं: तुम्दींच माझे साक्षी आहां. २९ ज्याळा वधू आहे 
तो वर; आणि बराचा सित्रे जो उभें राहून त्याचें भाषण 
ऐकतो त्याला वराच्या शब्दावरून अति आनंद होतो; 
असा हा:माझा भानंद्‌ पूणे झाला आहे. ३०-त्यांची शद्ध 
ग्हावी व:माझा ऱ्हास व्हावा. हें अवश्‍य आहे. 
- : ३१ जो वरून येतो तो सर्वाच्या : वर आहे; 
जो. धुथ्वीपासून झाला तो: परथ्वीचा आहे. व धृध्वीच्या 
गोष्टी . बोलतो; जो' स्वर्यगंतून आला तो सर्वाच्या वर 
आहे; ३२:जें त्यानें पाहिलें. व ऐकले -आहे. त्याविषयी 
तो साक्ष. देतो; आणि त्याची साक्ष कोणी-कबूल: करीत 
नाहीं. :२३.- ज्याने त्याची साक्ष कबूल केली. आहेः त्याने, 
देव :खत्य- आहे, या गोष्टीवर :शिक्ा केल्य आहे. . ३४ 
ज्याला: देवाने पोठविळें 'तो देवाची : वचने बोलतो; 
कारण तो : आत्मा : परिमित. असा. देत. नाहीं:--३५ 
पिता ..पुत्रांवर - प्रीति. करितो, .आणि.: त्यानें. सवे 








त्याच्या. हातीं दिळें आहे. ३६ जो पुत्रावर विश्वास 
ठेवितो त्याला सार्वकालिक जीवन आहे; परंतु जो 


- पुत्राला मानीत नाहीं त्याच्या ह्टीस जीवन. पडणार 


नाहीं; देवाचा क्रोध बरीक. त्याजवर : राहतो. 


येशू व शोमरोनी सनी 


. _ -१ येद्य. योहानापेक्षां अधिक . शिष्य करून 
९ त्यांचा ब्राततित्मा करीत आहे. हें पश््यांच्या 
कानी गेळें असें जेव्हां प्रभूला कळलें, २ ( तरी 
येशू . स्वतः बासिस्मा करीत नसे, त्याचे शिष्य करीत 
असत, ) ३. तेव्हां तो यहुदीया सोहून पुनः ग्राली- 
लांत : गेला; 'ड. आणि त्याला झोमरोनामधून जावें 


| लागळे. ५ मंग तो शोमरोनांतील सूखार .:. नार्मे 


नगरास आला; तें याकोबाने आपला . पुत्र . योसेफ 
यास दिलेल्या शेताजवळ होतें; ६ तेथें याकोबाचा 
झरा होता. येश' चालता चालतां दमलेला तसाच त्या 
झऱ्यावर बसला, तेव्हां सुमारें सहावा तास होता. 
७ तेर्थे शोमरोनाची एक . खी पाणी काढावयास 
आली. तिला येश्वू' म्हणाला, मला. प्यावयाला पाणी 
दे. ८. त्याचे शिष्य अन्न विकत ध्यावयास नगरांत 
गेळे. होते. ९. तेव्हां . ती शोमरोनी खरी त्याला 
म्हणाली, आपण यट्ठूदी असतां मजसारख्या शोमरोनी 
स्रीजवळ प्यावयाला पाणी कसें भागतां ?. ( कारण 
यहूदी शोमरोन्यांबरोबर व्यवहार . करीत नसतात, ) 
१०: येशवनें. तिला उत्तर दिलें. कीं. देवाचें दान म्हणजे 
काय आणि मला प्यावयाला - पाणी. दे असें तुला 
म्हणणारा कोण, हें तुला. . कळळें असतें तर तू. 
त्याजजवळ मागितले: -असतें,..- आणि. त्यानें तुला जीवंत 
पाणी. दिलें. असतें. ११-ती त्याला. म्हणाठी,. महाराज, 
पाणी काढाबयास आपणाजवळ पोढरां नाहीं व विहीर 
खोल आहे; तर , ते जीवंत पाणी. आपणाजवळ 
कोठून £ १२ आमचा पूर्वेज याकोब, यानें. ही. बिहीर 
आम्हांस -दिली; तो स्वतः, त्याचे. पुत्र व त्याचीं 
युरेंढोरे. हिचे पाणी पीत असंत, त्यापेक्षां. भापण 


. मोठे आहांत. काय १. १३ येशर्ने तिला उत्तर दिलें 


१०६ 


योहान. | 


अ० 'ढॅः१३-४२ 





जो कोणी हेःप्राणी पिडेल त्याला पुनः तहान लागेल; 
वे४-परंतु मी देईन तें पाणी जो कोणी पिईल त्य़ाला कधीं 
तहान. लागणार नाहीं; जे. पाणी मी. त्याला देईन तें 
त्यांजमर्ध्ये सावैकालिक. जीवनासाठी उपळत्या पाण्याचा झरा 
अल्े- होईल. १५ ती स्री त्याला म्हणाली, महाराज, मला 
तहान: लागूं नये:व मला 'पाणी काढावयास एथवर येण्याचे 
यहः नये. म्हणून तें पाणी मला '्यावें::: १६-तो तिला 


म्हणाला, तूं. जोऊन आपल्या नवऱ्याला बोलाव आणि इकडे. 
ये: १७ ती स्त्री म्हणाली, मला. नवरा नाहीं. येशूने तिळा 


स्दटलें,"मला नवरा नाहीं हे. ठीक-बोललीस,..१८ कारण 
तुला पंच नवरे होते; आणि आतां जो.तुला आहे.तो तुझा 


नवरा माहीं, हें तू. खरें म्हटलेंस. १९:ती. स्री . त्याला. 


म्हणाली, .. महाराज, : आपण संदे. क्षाहंत” हे मला 
आतां समजलें. २० आमच्या पूर्वजांनी याच डोंगरावर 
उपासना केली; आणि तुम्ही : म्हणतां,: उपासना .ज्या 
स्थानीं केली पाहिजे तें स्थान यक्छालेमांत आहेः 
₹१ येवन तिला . म्हटलें, बाई, : तुम्दी पित्याची 
उपासना -या : डोंगरावर व यस्हालेमांतहि करणार 
नाहीं अशी वेळ येत आहे, हें माझें खरे मान. 
२२ "तुम्हांस ठाऊक नाहीं. अद्लाची .उपासना .तुम्ही 
करितां; आम्हांस ठाऊक आहे. अक्ााची उपासना 
आम्ही करितो; कारण यहूद्यांतूनच तारण आहे; २३ 
तरी.. खरे उपासक आत्म्याने. व खरेपणानें पित्याची 
उपासना करितील. अक्षी वेळ येत. आहे, किंबहुना 
आलीच आहे; कारण असे आपले उपासक असावे 
अशी पित्याची इच्छा आहे. २४ देव आत्मा. आहे; 
आणि त्याच्या उपासकांनीं त्याची उपासना आत्म्याने 


व खरेपणानें केली पाहिजे. २५ ती खरी त्याला: 


म्हणाऴी, मशीहा :( म्हणजे ल्रिस्त )- येणार आहे हें 
मला :ठाऊक आहे; तो आल्यावर आम्हांस सवे 
गोष्टी... सांगेळ. “२६ येशर्ने. तिला. म्हटलें, जो तुजबरो- 
बर बोलत. आहे. तो -मी 'तोय आहें. 

२७ . इतक्यांत त्याचे शिष्य आले; : आणि :तो. 
एका “स्रीबद्येर ब्रोळत आहे. याचें त्यांस आद्य 
वाटलें; तरी. आपण काय विचारतां किंवा तिजबरोबर 


कां बोलतां असें त्याला कोणी म्हदळें. नाहीं... २८ ती 
स्री तर आपली घधामर : टाकून... व. नगरांत जाऊन. 
लोकांस म्हणूं लागली, :२६ चला, मीं केळेळें, संव. ज्यानें 
मठा सांगितलें. त्या मनुष्याला. पाहा; तोच लिस्त. 
असेल: काय £ ३० तेव्हां ते.नगरांदून. निघून त्याजकडे 
येळं.. लागळे.. ३१. या. अवकाशांत. शिष्यांनी. त्याळा 
बिनंति केली कों -युरुजी,- जेवावे; २३२.-परंतु..तो. 


त्यांस म्हणाला, तुम्दांस . ठाऊक. नाहीं .असें अन्न मज- 


जवळ -खावयाला “आहेः ३३. यावरून शिष्य एकमे. 
कांस म्हणाळे, याला कोणीं खावयाला आणिलें असेळ 
काय. ३४ . येह त्यांस म्हणाला, ज्यानें मला. पाठ- 
विळें...त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावें व त्याचें कार्य सिद्धीस 
न्यावे. हेत्च.. माझें अन्न. आहे... ३५ चार. महिन्यांचा 
अनक्राश £ आहे, मग कापणी येईल असें तुम्ही म्हणतां 
कीं. -नाहीं.१ ,पाहा,. .मी तुम्हांस म्हणतो, आपले. &ेळे 
वर. करून शेते. पाहा; तीं कापणीसाठीं ' पांढरी .: होऊन 
चुकलीं आहेत. ३६ कापणारा . मजुरी. मिळवीत आहे 
व. सावेकालिक जीवनासाठी पौक एकवट करीत आहे; 
ह्यासाठी. कीं पेरणाऱ्याच्ें...व कापणाऱ्यानेंहि एकत्र. आनंद 
करावा. ३७. एक पेरितो..व एक कापितो, . अक्षी 
जी. म्हण आहे . ती : याविषयीं, .खरी आहे. ३८ 
ज्यासाठीं . तुम्ही. श्रम केळे नाहींत तें कापावयाला मीं 
तुम्हांस. पाठविले; : दुसऱ्यांनी श्रम केळे आहेत. व. 
त्यांच्या. श्रमांचे विभागी. तुम्ही झाला आहां. 

- ३९ मीं केलेलें सवे. त्यानें मला सांगितलें, अज्ची 
साक्ष देणार्‍्या' त्या. स्रीच्या बोलण्यावरून त्या नगरां- 
तील: पुष्कळ झोमरोन्यांनीं त्याजवर विश्वास ठेविला; ४० 
आणि म्हणून शोमरोनी त्याजकडे आल्यावर त्यांनीं त्याला, 
आपण आमच्याः एथें मुकाम करावा, अश्शी विनंति केली; 
मगः तो तेथें-दोन दिवस राहिला. ४१ त्याच्या वचना- 
वरून आणखी किती तरी लोकांनीं विश्वास धरिला; ४२ 
आणि ते त्या: जीला -म्हणाठे, आतां. तुझ्या... ब्रोलण्या 
वरूनच: आम्ही निश्वास भरिलो : असें. नाहीं: कारण. आम्हीं 
स्वतः श्रवण केलें असून हा खचीतः जगाचा. तारणारा आहें 


| हे ओळखले आहे. 


१०% 


अ« डड २-५: १७. | 





समा मवमायनेर अमलदाराच्या सुलाला 

-' गालीलांमध्ये बरे करतो 
४३ मग त्या दोन दिवसांनंतर तो तेथून निघून 
गालीलांत गेला. ४४ कारण येशून स्वतः साक्ष दिली कीं 
संदे त्वदेशञांत सन्मान पावत नाहीं. ४५ तो गालीलांत 
आल्यांवर. गालीलकरांनीं त्याचा स्वीकार केलां, कारणं 
यरुझलेमामध्यें सणांत जें कांहीं त्याने केलें तें सर्च त्यांनीं 
पाहिलें होते, आणि तेहि सणास गेले होते. 
४६ नंतर तो गालीलांतील काना येथें पुनः आला; 
तेथें त्यानें पाण्याचा द्राक्षारस केला होता. त्या स्थळीं 


आहे, त्याला इत्री भाषेंत बेथेसदा म्हणतात; त्याजवळ 


पांच पडव्या आहेत. ३ त्यांमध्यें रोगी, अंधळे, 
लंगडे, लुळे यांचा : मोठा ससुदाय पडलेल्या असे; 
[ तो पाणी हालण्याची वाट पाहत असे; ४ कारण 
कीं देवदूत वेळोवेळीं. तळ्यांत उतरून पाणी हालवीत 
असे, आणि पाणी हालविल्यानंतर प्रथम जो त्यांत 


जाई त्याला कोणताहि रोग असला तरी- तो बरा 
-| होत असे, ] ५ तेथें अडतीस वर्षे दुखणेकरी 


असलेला कोणीएके मनुष्य -होता. ६ येशूने त्यास 
पडलेले पाहिलें, आणि त्याला तसें होऊन आतां बहुत 


राजाचा कोणी एक अमलदार होता, त्याचा मुलंगा | काळ. लोटला आहे हें ओळखून त्याला :-म्हटलें 


कफ्णंटूमांत आजारी होता. ४७ येश यहूदीयांतून 
गालीलांतं आला आहे असें ऐकून तो त्याजकंडे गेला 


आणि आपण खालीं येऊन माझ्या मुंलाला बरें' करावें ! उसळळें असतां मला तळ्यांत 





तुला बरें होण्याची इच्छा आहे. काय? :७ त्या 
दुखणेकऱ्याने त्याला उत्तर दिलें, महाराज, 'पाणी 
सोडावयास माझा कोणी 


अंशी त्यांने त्याला विनेति केली; कारण तो मरणाच्या ! मनुष्य नाहीं; आणि .मी जात आहे. इतक्यांत दुसरा 
पंथास: लागला होता. ४८ त्यावर येशनें त्यांला म्हटलें | कोणी. माझ्यापुढें उतरतो. ८ येझूनें त्याला. म्हटलें 
तुम्ही सिन्हें व॑ उत्पात. पाहिल्यावांचून विश्वास .. ठेवणारच | ऊठ, आपली बाज उचलून चालावय़ाला लाग, ९ 
नोहीं. ४९ तो. अमलंदार त्याला म्हणाला, महाराज, माझे | तेव्हां तो मनुष्य तक्ताळ बरा झाला व आपली बाज 
मूळ मरण पावण्यापूर्वी आपंण खालीं येण्याचें करावे. ५० ।! उचळून चाळं लागलां. 

येशने त्याला म्हटलं, जा, तुझा सुल्गा वांचला आहे. तो | १० त्या दिवशीं. शब्बाथ होता; यावरून यहूदी 
* मनुष्य, येशूने त्याला सांगितलेल्या वचनावर विश्वास | बरें झालेल्या त्या मनुष्याला म्हणाठे, आज शब्बाथ 
ठेवून, चालता झाला; ५१ आणि तो खालीं जात असतां | आहे, बाज उचलणें तुला योग्य नाहीं. ११ त्यानें 
त्याचे दास त्याला मेटून म्हणाले, तुझा. सुलगा वांचला त्यांस उत्तर दिलें, ज्यानें मला बरें केलें त्यानेच मला 
आहे. ५२ यावरून त्याला कोणत्या तांशी उतार पंडू | सांगितळें की. आपली बाज उचलून चाल. १२ त्यानी 


लागला, हें त्याने त्यांस विचारिलें; त्यांनीं त्याला म्हटलें, 
काल. सातव्या ताशीं त्याचा ताप मेला. . ५३ यावरून ज्या 
ताशीं येशूने त्याला सांगितलें की तुझा मुलगा वांचलां 
आहे, त्याच. ताशी हें झालें असें बापाने ओळखले; आणि 
स्वतः त्याने व त्याच्या सवे. घराण्याने विश्वास. ठेविला 
_ ५४ येथ्चने यहूदीयांतून गालीलांतं आल्यावर पुन: जें दुसरें 
'विन्ह केलें तें हेच. 
बेथेसदा तळ्याजवळचा पंगू मनुष्य 
१ त्यानंतर यहृद्यांचा सग होता, तेव्हां येशू 
व्र यसदाळेमास. वर गेला. 


२ . यस्ठालेमांत मेंढरे. दरवाजाजवळ एक तळें । अशीं कार्मे करीत असे. 


त्याठा विचारिले, आपली बाज उचलून चाल, असें ज्यानें 
तुला सांगितलें तो मनुष्य कोण आहे ९ १३ तो कोण 
आहे हँ बरें झालेल्या त्या मनुष्याला ठाऊक नव्हतें; कारण 
त्या ठिकाणीं लोकसमुदाय असल्यामुळें येशू निसटून गेला 
होता. १४ त्यानंतर येदरर्ने त्याला मंदिरांत गांठून म्हटलें, 
पाह्म, तूं. बरा झाला आहेस; आतांपासून पाप करू 
नको; करशील तर तुझें पूर्वीपेक्षा अधिक वाईट होईल. 


- १५ त्या मनुष्याने जाऊन यहूद्यांस सांगितलें, ज्याने 


मला बरें केलें तो येह आहे. १६ यामुळें यहूदी 
येशूच्या पाठीस लागले, कारण तो शब्बाथ दिवशीं 
१७ येशरने त्यांस उत्तर 


१्न्ट 


आड डा य हहितवझझविाया अडा 
वलि, ( माशा' (पिता . आजपर्यंत ' काम करीत आहे 
आणि मीहि: काम करीत आहें. १८ यामुळें तर 
येहूद्यांनी - त्वाीः जिवे मारावयाची- अधिकच खटपट 


केली; . कारण. त्यानें शब्बाथ मोडिला इतकेच : नाहीं. प 
तरे. देंबोला' “पिली पिता म्हणून 'स्वतःला. . देवासमान | 
ऐकतो, : तसा. न्यायनिवाडा करितो; आणि. माशा मकाग्र 
निवाढा यथार्थ आहे; कारण मी आपली इच्छा नव्हे :तर 


स्वर्गीय पित्यावर येशू कसा अंबलंबून राहतो 
__ याचा त्याने केलेला खुलासा 

१९ यावरून येशर्ने त्यांस उत्तर दिलें, मी तुम्हांस 
खचीत खंचींत सांगतों, पुत्न जें कांहीं पित्याला करि- 
तांना पाहतो त्यावांचून त्याला स्वतः होऊन कांहीं करितां 
येत नाहीं; कारण जें कांहीं तो करितो तें पुत्रहि तर्सेच 
करितो. २० पिता पुत्रावर प्रीति करितो, आणि आपण 
जें कांहीं करितों त॑ सवे त्याला दाखवितो;-- तुम्हांस आश्चर्य 
वाटावें म्हणून तो यांहून मोठीं कामे त्याला दाखवील. 
२१ जसा पिंता मेलेल्यांस उठवून जीवंत करितो तसा 
पुंत्रहि पाहिजे त्यांस जीवंत करितो. २२ पिता कोणाचाहि 
न्याय करीत नाहीं, तर सवे. न्याय करण्याचें काम त्याने 
पुत्ञाकडे सोपून दिलें आहे; २३ यासाठीं कीं जसा 
पित्याचा सन्मान करितात तसा पुत्राचाहि सन्मान 
सवीनीं करावा. जो पुत्राचा सन्मान करीत नाहीं तो, 
ज्याने मला पाठविलें, त्या पित्याचा सन्मान करीत नाहीं. 
२४ मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों, जो माझें वचन 
ऐकतो आणि ज्यानें मला पाठविलें त्याजवर विश्वास 
ठेवतो त्याला सावेकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे; आणि 
त्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाहीं, तो मरणांतून जीवनांत 
पार गेला आहे. २५ मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों, 
असा समय येत आहे, किंबहुना आतां आला आहे कीं, 
त्यांत मेळेळे लोक देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील; ब जे 
ऐकतील ते जीवंत होतील. २६ कारण पित्याच्या ठायीं 
असें स्वतःचे जीवन आहे तसें पुत्राच्या ठायीहि स्वतःचे 
जीवन असावें असें त्यानें त्याला दिलें; २७ आणि तो 
मनुष्याचा पुत्र आहे, यास्तव न्यायनिवाडा करण्याचा 
क्षांधकार त्याला दिला. २८ याविषयीं आश्चर्य करूं नका; 


कारण असा समय येत आहे कीं, त्यांत कबरेंतलीं सवे ! 





अ० '५४१७- उरे 


मनुष्यें त्याची: दाणी ऐकतील; २९ ज्यांनी सल्करमे.-केळी वे: 
जीवनाच्या पुनर्ल्यानासाठी,; आणि ज्यांनीं दुष्कने केली-ते: 
न्यायाच्या पुनरुत्यानासाठीं-बाहेर :येतील | 

३० माझ्याने स्वतः होऊन कांहीं करवतं-नोही;ज्जर्से मीर 





ज्यार्ने. मला पाठविटें त्यांच्या इच्छेप्रमाणे. करावयाला 
पाहतो. ३१ मी आपगाविषयां साक्ष देतों तर माझी साक्ष 
खरी नाहीं. ३२ मजबिषयीं साक्ष देणारा दुसरा आहे; 
आणि जी साक्ष. तो मजविषयीं देतो ती खरी आहे हें 
मला. ठाऊक आहे.. ३३ तुम्ही योह्यानाकडे. साक्षीसाठीं 
पाढविळें ब त्यानें वस्तुस्थितीविषयीं साक्ष दिली. ३४ मज- 
विषयींची जी. मनुष्याची साक्ष. ती. मळा मको; .तथापि 
तुम्हा तारण प्राप्त-व्हावें म्हणून. हें सांगितलें. ३५. तो 
प्रदीप्त झाळेला. व प्रकाश देणारा दीप होता, आणि. तुम्ही 
त्याच्या प्रकाह्यांत कांहीं. वेळ आनंद करावयास मान्य 
झालां; ३६ परेलु मला जी साक्ष आहे ती योहानाच्या 
साक्षीपेक्षां मोठी आहे; कारण जीं. कार्ये सिद्धीस 
नेण्याचें पित्याने मजकडे सोपविले आहे, म्हणजे जीं 
कार्ये मी करितों तींच मजविषयीं साक्ष देतात कीं पित्याने 
मठा पाठविळें आहे. ३७ आणखी ज्या पित्याने मला 
पाठविळें.. त्यानंच मजविषयी साक्ष दिली आहे. तुम्ही 
त्याची वाणी कधींहि. ऐकली नाहीं, व त्याचें स्वरूपहि 
पाहिलें नाहीं. ३८ त्याचें वचन तुम्हांमध्यें तुम्ही राखिले 
नाहीं; कारण ज्याला. त्यानें पाठविलें त्याचें तुम्ही 
खरें मानीत नाहीं. ३९ तुम्ही शाळ्लेख शोधून पाहतां; 
कारण त्यांत सावैकोठिक जीवन आपणांस प्राप्त होहैल 
असें तुम्ही समजतां; तेच मजविषयीं साक्ष देणारे आहेत; 
४० तरी जीवनप्रासि व्हावी म्हणून मजकडे येण्याची 
तुमची इच्छा नाहीं. ४१ मी मलुष्यांच्या हातून मान 


-करून घेत नाहीं. ४२ तरी तुमच्या ठायीं देवावरची प्रीति 
| नाहीं हें तुम्हांसंघंघानें मठा माहीत आहे; ४३ मी जो. 


आपल्या पित्यःच्या. नामाने झालों, - त्या माझा स्वीकार 
तुरदी करीत नाहीं; दुसरा कोणी स्वतःच्या नामाने आला. 


१०९ 


अन ५५४३-८:२०७ 


तर त्याचा स्वीकार कराल. ४४ जे तुम्ही एकमेकांपासून 
मॉ्न घेतां आणि एकंच जो; देव.: त्याकडला मान मिळवि' 
ण्याची खटपट करीत नाहीं ते तुम्ही विश्वास कसा धराल £ 
४५ मी. पित्प़ासमोर . तुम्हांवर दोष. ठेवीन. असें समजूं 
नका; तुंग्दांबर दोष ठेवणारा असा एक आहे; म्हणजे:ज्या 
मोजझावर तुंम्ही आशा ठेविली आहे तो. ४६ तुम्ही मोशाचा 
विश्वास --घरिला असला. तर माझाः त्रिवचास धरिला असता. 
कारण भजविषयीं त्यानें लिहिलें; ४७ तुम्ही त्यांच्या 
लेखंचा विश्वास धरीत नाहीं, तर माझ्या वचनांचा विश्वास 
कसा धराल १ 
:_. पांच हंजारांना जेवूं घालणे 
*.१ त्यानंतर येशू. गालीलाच्या, म्हणजे तिविर्या 
द्‌ समुद्राच्या पलीकडे गेला; २ तेव्हां पुष्कळ लोकसमुदाय 
त्याच्यामागून चालला, कारण दुखणाइतांसंबधाने जीं 
चिन्हे तो करीत असे तीं त्यांनीं पाहिलीं होतीं. ३ येशू 
डोंगरावर, जाऊन तेथें आपल्या शिष्यांसह्दह बसला. ४ 
यहूद्यांचा वल्हांडण -सण जवळ. आला होता, ५ तेव्हां 
येक्वार्ने दृष्टि वर करून व मोठा लोकसमुदाय आपणाकडे 
येत आहे असें. पाहून फिलिप्पाला म्हटलें, यांस खावयाला 
आपण भाकरी कोठून विकत आणाव्या ६ ,६ हें तर त्यानें 
त्याची'शरीक्षा पाहण्याकरितां म्हटलें; आपण काय करणार 
हें. त्याला. ठाऊक होतें. ७ फिलिप्पानें त्याला उत्तर दिलें, 
यांच्यांतील एकेकानें थोडें थोडे घेतळें.तरी पन्नासं रुपयांच्य़ा 
भाकरी पुरणार नाहींत. ८ त्याच्या शि्व्यांतील एक जण, 
म्हणजे ठिंमोन पेत्राचा भाऊ अंद्रिया, त्याला म्हणाला, ९ 
एथें एक मुलगा आहे, त्याच्याजवळ जवाच्या पांच भाकरी 
ब दोन मांसळ्या आहेत; परंतु त्या इतक्यांस कशा पुरणार १ 
१० येशू म्हणाला, लोकांस बसवा."त्या ठिक्राणीं पुष्कळ 
गवत होतें; तेथें बसणाऱ्या पुरुषांची संख्या खुमारें पांच 
हजार होती. ११ येंशूलें त्या भाकरी घेतल्या; आणि 
इशोपकारस्मरण केत्यावर बसलेल्यांस वांटून दिल्या; तसेंच 
त्या मासळ्यांतूनहि त्यांस पाहिजे तितकें दिलें. १२ ते तूस 
झाल्यावर त्यानें आपल्या शिष्यांस सांगितरटे; .कांहीं फुकट 
जाऊं नये म्हणून उरलेले तुकडे गोळा करा; १३ मग 


_ योहान 





उरलेले तुकडे त्यांनीं गोळा केले; त्या. तुकड्यांनी बारा 
ठोपल्या भरल्या. १४ त्यार्ने. केलेलें चिन्ह पाहून त्या 
मनुध्यांनीं म्हटलं, जगांत येणारा जो संदे तो खरोखर 
हाच आहे. 

येदयचा एकांतवास व त्याचे पाण्यावरून चालणे 

१५ मग ते येऊन आपणास राजा करण्याकरितां धरूं 
पाहत आहेत हे ओळखून येश्च,. पुनः डोंगरावर एकटाच 
निघून गेला. 

१६ संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे शिष्य खालीं समुद्राकडे 
गेळे; १७ आणि मचव्यांत बसून समुद्राच्या पलीकडे 
कफर्णहूमास चालले; इतक्यांत अंधार पडला, तोंवर येशू 
त्यांच्याजवळ आला नव्हता; १८ आणि मोठा वारा सुटून 
समुद्र खवळूं लागला होता. १९ मग सुमारें कोस सवा 
कोस वल्हवून गेल्यावर त्यांनीं येशूला समुद्रावरून चाळून 
मचव्याजेवळ येतांना पाहिलें; आणि त्यांना भय वाटले; 
२० परंतु तो त्यांस म्हणाला, मी आहें, मिऊं नका. २१ 
यास्तव त्याला मचव्यावर घेण्याची त्यांस इच्छा. झाली; 
इतक्यांत त्यांस जावयाचें होतें त्या ठिकाणीं .मचवा 
किनाऱ्यास पोहंचला. 

लोक चिन्ह मागतात 

'२२ दुसऱ्या दिवशीं जो लोकससुदाय समुद्राच्या 
पलीकडे उभा होता त्यानें पाहिलें कीं ज्या एका मचव्यांत 
त्याचे शिष्य बसले होते त्यावांचून तेथें दुसरा मचव) 
नेव्हता, आणि येशू. आपल्या दिष्यांबरोबर त्या मचव्यांत 
बसला नव्हता, तर त्याचे शिष्यच मात्र निघून गेले होते; 
२३ ( तरी जेथें प्रभूने देशोपकारस्मरण केल्यावर त्यांनीं 
भाकर खाल्ली त्या ठिकाणाजवळ तिबिर्यापासून दुसरे मचवे 
आले होते; ) २४ तेथें येशू नाहीं व त्याचे शिष्यहि 


'नाहींत असें लोकससुदायानें पाहिळें, तेव्हां ते मचव्यांत 


बसून येशूचा शोध करीत कफर्णहूमास आले.. २५ तेव्हां 
तो त्यांस समुद्राच्या पठीकडे भेटल्यावर ते त्याला म्हणाले, 
गुरुजी, एथें कधीं आलां १ २६ येशूने त्यांस उत्तर दिलें, 
मी तुम्हांस ख्चीत खचीत सांगतों, तुम्हीं चिन्हें पाहिली 
म्हणून नाहीं, तर भाकरी खाऊन तृप्त झालां म्हणून माझा 


जेवणाऱ्यांस पुरे झाल्यावर जवाच्या पांच भाकरींपैकी । शोध. करितां. २७ नाशवंत अन्नासाठी श्रम करूं नका, तर 
११०८ 


योहान 


_ जीवनासाठी टिकणारें जें अन्न मनुष्याचा पुत्र 
झरदांस देईल; त्यासाठीं श्रम करा; कारण पिता जो देव 
याने त्याजवर शिक्का मारिला आहे. २८ यावरून त्यांनीं 
माला म्हटलें,” देवाची कामें आमच्या हातून व्हावीं म्हणून 
आम्ही. काय करावें. १ २९ येशनें त्यांस उत्तर दिलें, देवाचें 
काम. हेंच आहि कों-ज्याला त्यानें पाठविलें त्याजवर तुम्हीं 
बेश्षास-ठेवावा:: २० यावरून त्यांनीं त्याला म्हटलं, आम्हीं 
ह: पाहून  आषणांवर विश्वास ठेवावा असें चिन्ह आपण 
मेणे दौक्षंविता £ आपण काय काम करितां १ ३१ 
मामच्या पूर्वजांनी अरण्यांत माज्या खाल्ला; असें लिहिलें 
हे कीं “:त्यानें त्यांस स्वर्मातूत भाकर खावयाला दिली. ? 
२. यावरून, येवन त्यांस म्हटलें, मी तुम्हांस खचीत 
वेचीत सांगतो, मोशानें तुम्हांस स्वर्गातून येणारी भाकर 
देली असें नाहीं, माझा पिता तर स्वर्गातून येणारी खरी 
आकर तुम्हांस देतो. ३३२ कारण जी स्वर्गातून उतरते व 
तयाला जीवन देते ती देवाची भाकर होय. ३४ यास्तव 
ह त्याला म्हणाले, प्रभुजी, ही भाकरे आम्हांस नित्य द्यावी. 
१५ येशलें त्यांस म्हटलें, जीवनाची भाकर मी आहें; जो 
जकडे येतो त्याला भूक लागणार नाहीं. ३६ आणि जो 
जवर विश्वास ठेंवितो त्याला कधींहि तहान लागणार नाहीं; 
रंतु तुम्ही मला पाहिलें असतांहि विश्वास ठेवीत नाहीं, 
असें मीं तुम्हांस सांगितलें. ३७ पिता जें मला देतो तें 
अवे मजकडे येडेल; आणि जो मजकडे येतो त्याला मी 
यालविणार नाहींच. २८ कारण मीं आपल्या इच्छेप्रमाणे 
॥ाहीं, तर ज्यानें मला पाठविलें त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावें 
हणून स्वगांतून उतरलों आहें; ३९ आणि ज्यानें मला 
पाठविलें त्याची इच्छा हींच आहे कीं त्यानें जें सवे मला 
देळें आहे त्यांतून मीं कांहीं हरत्रू नये, तर शेवंटल्या दिवशी 
पीं तें उठवावे. ४० माझ्या पित्याची इच्छा हीच आहे 
कीं जो कोणी पुन्नाला पाहून त्याजवर विश्वास ठेवितो 
याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावें; त्याला शेवटल्या 
दिवशीं मी उठवीन. न 
४१ मी स्वगोतून उतरठेली भाकर आहें असें तो 
हणाला, म्हणून यहूदी त्याजविषयीं कुरकूर करूं लागले. 
४२ त्यांनी म्हटळें, योसेफाचा पुत्र येशू, ज्याची आईबाप 








अ० द:२७-५८ 





आपल्याला ठाऊक आहेत, तोच हा आहे ना? तर तो 
आतां कसें म्हणतो कीं मी स्वर्गातून उतरलो आहें १ 
डडे येशूर्ने त्यांस उत्तर दिलें, तुम्ही. आपसांत कुरकूर करू 
नका. ४४ ज्यानें मला पाठविलें त्या पित्याने आकर्षिल्या- 
वांचून कोणाच्याने मजकडे येववत नाहीं; त्याला शेवटल्या. 
दिवशीं मी उठवीन. ४५ संदेष्टयांच्या ग्रंथांत असें 
ठिंहिळें आहे. कॉ“ ते सवे देवाने शिकविलेले असे 
होतील. जो कोणी - पित्याचे ऐकून शिकला आहे 
तो मजकडे येतो. ४६ पित्याला कोणीं पाहिलें आहे 
असें नाहीं; जो देवापासून आहे त्यानें मात्र पित्याला 
पाहिलें आहे. ४५७ मी तुम्हांस खवीत खचीत सांगतों, 
जो. विश्वास धरितो त्याला  सांबकालिक जीवन आहे. 
४८ भी जीवनाची भाकर आहे. ४५९ तुमच्या 
पूरवेजांनीं अरण्यांत भान्ना खाल्ला तसी ते मेले. ५० 
स्वगौतून उतरणारी. भाकर अक्षी आहे कौं ती कोणीं 
खाडी तर तो मरणार नाहीं. ५१ स्वर्गातून उतरलेली 
जीवंत भाकर मी आहे; या भाकरींतून जो कोणी 
खाईल तो सरवैकाळ वांचेलळ; जी भाकर मी देईन . 
ती जगाच्या जीवनासाठी माझा देह अशी आहे. 
५२ यास्तव यहूदी आपसांमध्यें वितंडवाद करूं 
लागून :म्हणाठे, हा आम्हांस आमला देह खावयाला 
कसा देईल £ ५३ यावरून येशूनं त्यांस म्हटलें, मी 
तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों, तुम्ही मनुष्याच्या 
पुत्राचा देह खाल्ला नाहीं. व त्याचें रक्त प्यालां 
नाहीं तर तुम्हांमध्यें जीवन नाहीं; ५४ जो माझा 
देह खातो व माझें रक्त पितो त्याला. सांवंकालिक 
जीवन आहे; ' त्यांला, होवटल्या' दिवशीं मी.£उठवीन, 
५ कारण .माझो देह; खरे खाय आहे” व “माझे. 
रक्त खरें पेय आहे. ५६ जो माझा देह खातो व 
माझें रक्त पितो तो*मजमध्यें राहतो व मी त्याजमर्ध्ये 
राहतो. ५७ जसें जीवंत अश्या: पित्याने मला पांठ- 
विळें आणि :मीपित्यामुळें . बांत्रतों, तसें. जो मला 
खातो तोहि मजमुळें बांचेल. ५८ स्वर्गातून उतरलेली , 
जी भाकर ती हीच आहे; पूर्वज खाऊनसवरून 


३११ 


अ० ६५५८-७६१८ 


योहांन 





काळ वांचेळ. ५९ तो कफणेहूमांत श्रिक्षण देत 
असतां त्याने . सभास्थानांत या गोष्टी सांगितल्या. 
६८%. त्याच्या. शिष्यांपैकी. पुष्कळ जणांनीं ईं. ऐकून 
म्हटलें, ह॑ वचन कठीण आहे, हें कोणाच्यानें 
ऐकवेल १. ६१. आपले .दिष्य. याविषयीं कुरकूर करीत 
आहेत: हे मनांत. ओळखून . येझू त्यांस . म्हणाला, 
तुम्ही -यामुळें अडखळतां. काय ९ ६२ मनुष्याचा पुत्र 
पूर्वी जेग्रें होता तेथें जर - तुम्ही त्याला अदत्तांना 
पाहाल . तर १? ६३ जीवंत करणारा तो आत्माच आहे, 
देहापासून कांहीं लाभ होत नाहीं; मीं जीं. बचनें 
तुम्हांस सांगितली आहेत. . ती. आत्मा व जीवन 
आहेत; ६४. त्री. तुम्हांपेकी असे कित्येक आहेत कीं 
ते बिश्वास. धरीत नाहींत. विश्वास न धरणारे कोण 
आणि आपणाला घरून देणारा कोण हॅ.येशूला पहिल्या- 
पासून ठाऊक .. होतें. ६५ मग तो. म्हणाला, 


यासाठींच मीं तुम्हांस सांगितळें आहे कीं माझ्या 


पित्यापासून कोणाहि मनुष्याला ही देणगी . मिळाल्या- 
वांचून त्याच्याने. मजकडे येववत नाहीं... . 

६६ यावरून त्यांच्या. शिष्यांतीर पुष्कळ जण. परत 
गेले, ते पुनः कधीं . त्याजबसेबर चाठळे नाहींत. 
६७ -यात्तव येशू -बारा दिष्यांस .म्हणाल्म, तुम्हांलाहि 
निघून जाण्याची इच्छा आहे. काय १ . ६८ . शिमोन 
पेत्रान॑ त्याला उत्तर दिलं, प्रभुजी, आंम्ही कोणाकडे 
जावें १ सार्वकालिक जीवनाची. वचनें आपणाजवळच 
आहेत; ९ आणि आपण देवाचे पवित्र पुत्र आहां, 
असा आम्हीं बिश्वास धरिला. आहे व ओळखले आहे. 
७० येशूने त्यांस उत्तर दिळें की.मी तुम्हां बारा 
जणांस निवडून घेतलें. कीं नाहीं £ तरी .तुम्हांतील एक 
जण सैतान आहे. ७१ हे. तो दषिमोन इस्क्र्योत 
याचा पुत्र यहूदा, याबिषयीं. बोलला, -कारण. तो बारा 
शिष्यांतील एक असून त्याला धरून देणार होता. 

येशू आणि त्याचे बंचु 
१ यानंतर येशू गालीलांत.. फिरला; यड्ूदी 
१७ त्याला जिवें मारावयास पाहत होते, म्हणून त्याला 
, यहूदीयांत फिरावेंसें वाटलें नाहीं. २. यहूद्यांचा 


| सण म्हणजे मंडपांचा सण . जवळ आला होता; ३ 
यास्तव - त्याचे भाऊ त्याला म्हणाले, तू. एथून निघून 
यहूदीयांत जा, म्हणजे जीं कामें वू करितोस तीं 
तुझ्या शिष्यांनींहि पाहावी. ४ जो कोणी प्रसिद्ध 
होऊं पाहतो तो गुप्तपणे कांही करीत नाहीं; तू. 
हीं कामें करितोस तर स्वतः जगाला प्रगट हो. ५ 
त्याच्या भावांनींहि त्याजवर विश्वास ठेविला नव्हता. 
६ त्यावरून येश्रू त्यांस म्हणाला, माझा समय अजून 
आला नाहीं,. तुमचा समय तर सवेदा ' सिद्ध आहे. 
७ जगाने तुमचा द्वेष-करावा. असें होत नाहीं; तें 
माझा द्वेष करते, कारण त्याचीं कार्मे वाहेट आहेत. 
| अशी मी.. त्याविषयी. साक्ष देतों. ८ तुम्ही .सगास वर 
1 जा; माझा. .समय अजून पूर्ण झाला नाहीं, म्हणून 
मी आतांच या सणास जात नाही. ९ असें त्यांस 
सांगून तो ग्रालीलांत राहिला. 

१० त्याचे भाऊ सणास गेल्यानंतर तोहि प्रसिद्ध- 
फणें नाहीं, तर गरप्तपर्णे वर गेला. ११ यावरून तो 
कोठें आहे, असें. म्हणत यहूदी त्याचा त्या सणांत 
शोध कू लागले. १२ लोकससुदायांतहि त्याजनिषयी 
फार कुजवूज वाळू झाली; कोणी म्हणाले, तो चांगला 
मनुष्य आहे;, कोणी . म्हणाले, नाहीं, तो लोकांस 
फसवितो; १३ तरी यहूयांच्या भीतीमुळे त्याजविषयीं 
| कोणी उघडपणें बोललं नाहीं. 

आपण देवापासून आलो आहोत हे येशू 

यरुशलेमांत शिकवितो 

१४ मग सण अर्धा झाल्यावर येशू वर मंदिरांत 
जाऊन शिक्षण देऊं लागला. १५ यावरून यहूदी 
आश्चर्य करून म्हणाले, शिकल्यावांचून याला . विद्या 
कशी आली १ १६ येशूनं त्यांस उत्तर दिलें,. माझी 
शिकवण माझी नाहीं, तर ज्याने मला पाठविलें त्याची 
| आहे. १३७ त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावयास कोणी मनांत 
| आणिल्यास ह्या दिकवणीविषयीं त्याला समजेल कीं ही 
। देवापासून आहे किंवा मी आपल्या मनचें बोलतो. १८ जो 
! आपल्या मनचें बोलतो, तो स्वतःचेच गौरव पाहतो; परंतु 
आपणाला. ज्यानें पाठविलें त्याचें गौरव जो पाहतो तो 


११२९ ू 


'अ०.७४१८-४५ 





सया आहे, ब्र त्यामध्यें कांही अधर्म नाहीं. १५ मोशानें 


उतुमद्वांस.नियगशाइ टिळे कीं नाहीं £ तरी तुम्हांतून कोणी 
ऑनिममझाज :: पाळीत नाहीं. तुम्ही मला जिवे मारावयास 
क्ल पाहतां £::२० लोकसमुदायाने उत्तर दिलें, तुला भूत 
लागे. 'आह्वे; तुला जिवे मारावयास कोण पाहतो £ 
२१ येशुले त्यांस उत्तर दिळें, मीं एक कृत्य केलें, त्यामुळें 
'मुप्रही :सवे. आश्वर्य करिता. २९ सुंता. मोशापासून नाहीं 


तर. पूर्वेजांपासून आहे, म्हणून मोशानें ती तुम्हांस लावून 


दिठी, आणि तुम्ही शब्बाथ दिवशीं. ती करितां. २३ 
मोद्याचें नियमशाक्ञ भोडूं नये म्हणून मनुष्याची सुंता 
शब्बाथ दिवशीं होते, तर मीं शब्बाथ दिवशीं एका 
मनुष्याला सर्वांग बरें केलें यामुळें तुम्ही मजवर रागा- 
बतां काय £ २४ तोंडदेखला न्याय करूं नका तर यथार्थ 
न्याय करा. 

२५ यावरून यरुठालेमकरांतून कित्येकांनी म्हटलें, 
ज्याळा जिवे मारावयास पाहतात तो हाच आहेना £ 
२६ पाहा,:.तो उघड बोऊतो द ते' त्याला कांहीं म्हणत 
नाहींत. हो खिस्त आहे, असें अधिकाऱ्यांनी खरोखर 
जाणिलें. आहे काय? २७ तरी हा कोठचा आहे हें 
आम्हांस ठाऊक आहे; पण ख्लिस्त येईल तेव्हां तो कोठचा 
आहे हें कोणास कळणार नाहीं. २८ यावरून येव 
मंदिरांत शिक्षण देत असतां. मो्यानें म्हणाला, तुम्ही मला 
जाणतां व मी कोठचा आहें .याचीहि तुम्हांला जाणीव 
आहे. तरी मी आपण होऊन आलो नाहीं; ज्यानें मला 
पाठविलें तो खरा आहे, त्याला तुम्ही. ओळखीत नाहीं. 
२९ मी तर त्याला ओळखतों; कारण मी त्याजपासून 
आहें व त्यानें मला पाठविलें आहे. ३० यावरून त्यांनीं 
त्याठा धरावयास पाहिलें; तरी कोणीं त्याजवर हात 
टाकिला नाहीं, कारण त्याची वेळ तोंवर आली नव्हती. 
३१ तेव्हां लोकसमुदायांतील बहुत जणांनीं त्याजवर 
विश्वास ठेविला व म्हटलें, स्रिस्त येईल तेव्हां तो यानें 
केलेल्या  चिन्दांपेक्षां अधिक चिन्हें करील काय १ ३२ 
लोकससुदाय त्याजविषयीं अज्ञी कुजबूज करीत आहेत हें 


येश्वनें त्यांस म्हटले, मी आणखी थोडा वेळ ठुम्हांबरोबर 


'झाहे, मग ज्याने -मला.. पाठविळें .त्याजकुढे मी : निघून... 


जाईन. ३४ तुम्ही माझा. शोध कराल . तरी:-मी: कुद्दांस 
सांपडणार नाहीं; आणि जेथें मी. असेन _तेथें- तुमच्यात्ते 
येववणार नाहीं. ३५ यामुळें यहूदी. आपसांत म्हणाले, -हा 
:असा कोठें जाणार कीं तो आम्हांस सांपडणार नाहीं १ तो 
'देल्रेगी लोकांत पांगलेल्यांकडे जाणार आणि हेह्ेण्यांस 
शिकविणार काय १ ३६. तुम्ही माझा शोध कराल तरी मी 
तुम्दांस सांपडणार नाही, आणि जेथें मी असेन तेथें 
तुमच्यानें येववणार. नाहीं, हें जें विघान त्याने केलें तें 
काय आहे 
जीवंत पाणी 

- ३७. मग सणाच्या होवटल्या म्हणजे मोठ्या दिवशीं 
येशू उभा राहून मोग्यानें म्हणाला, कोणी तान्हेला असला 
तर त्यानें मजकडे येऊन प्यावे. ३८ जो मजवर 
विश्वास ठेवितो त्याच्यांतून, शाक्ांत सांगितल्याप्रमाणें, 
जीवंत पाण्याच्या नद्या वाहतीलं.. ३९ ज्यांनीं त्याजवर 
विश्वास ठेविला त्यांस आत्मा मिळणार होता, .त्याविषयी 
त्यानें हें म्हटलें; तोंपर्यंत आल्म्याचें दान झाळें नव्हतें; 
कारण येशूचा तोपर्यत महिमा-झाला नव्हता. ४० यास्तव 
लोकसमुदायांतील कित्येकांनी हे. डाब्ट ऐकून म्हटलें, हा 
खरोखर. तो संदेटा आहे. ४१ कित्येकांनी म्हटलें, हा लिस्त 
आहे; काहींनी म्हटलें, खिस्त गालीलांतून येतो काय ? ४२ 
ख्रिस्त 'दाविदाच्या वंश्याचा' व ज्या “ बेथल्हेमांत ' दावीद 
होता, . त्या गांवचा असा * येणार ” असें धर्मशात्नांत सांगि- 
तले नाहीं काय ९ ४३ यावरून त्याजविषयीं लोकससुदायांत 
फूट पडळी.. ४४ त्यांतील कित्येक जण त्याला घरावयास 
पाहत होते; तरी कोणीं त्याजवर हात टाकिला नाहीं. । 

. ४५ यास्तव सुख्य याजक व परूशी यांजकडे कामदार 
आले; . त्यांस ते म्हणाले, तुम्हीं त्याला कां आणिलें नाहीं १ 
४६ कामदारांनी उत्तर दिळें, कोणी मनुष्य त्याच्यासारिखा 
कधीं बोलला नाहीं. ४७ त्यावरून परूऱ्यांनीं त्यांस म्हटलें, 
ठुम्हीहि फसलां आहां काय £ ४८ अधिकाऱ्यांपैकी किंवा 


पर्यांनीं. ऐकले; आणि मुल्य याजक. व परूशी यांनीं | परून्यांपैकीं कोणी तरी त्याजवर विश्वास ठेविला आहे 
त्या - धरावयास कामदार पाठविठे. ३३ यावरून । काय £ ४९ जो ह्या 'लोकससुदाय नियमशाळ्ल जाणत नाहीं 
८ ११३ 


अ० ७४५--८$२६ । 





लो. शापित आहे. ५०: त्याजकडे पूर्वी आठेला निकदँंम 
त्यांच्यापैकी एकःहोता, 'तो त्यांस महणाला : ५१ कोणाचें 
ऐकून घेतंल्यावांचूनं व तो. काय करितो ह्याची माहिती 
करून घेतल्यांवांचून आपलें नियंमशॉक्ष त्याचा न्यायं करिते 
काय १ ५२ त्यांनीं त्याला उत्तर दिलें, तूंहि- गालीलांतला 
आहेस: काय? शोध करून पोहा कीं गालीलांत कोणी 
संदेष्टा उत्पन्न होत. नाहीं. 

[.५३.मग ते सवे आपापल्या घरीं निघून गेले; 
__:_ व्यमिचारीखी _ 

* __*१ येश्व. जैतूनांच्या डोंगराकडे गेला. २ नंतर 
€८ मोठ्या सकाळीं तो पुनः मंदिरांत आला तेव्हां सर्व 

लोक त्याजकडे आले; 'आणि तो बसून त्यांस दिकवूं 
लागला. ३ त्या वेळीं शात्री व परूी यांनी व्यभिचार 
करीत असतांना धरिलेल्या एका ज्लीला त्याजडडे आणिले 
ब. तिल मध्यें उभें कलन त्याला म्हटलें, .४ गुरुजी, ह्या 


ख्रीला. ती. व्यभिचार करीत. असंतांना धरण्यांत ओले. 


आहे; :५ मोझ्यार्ने नियमशाळ्रांत आंम्दांस अक्षी आक्ञा दिली 
आहे - की अशांस - दृगडमार करावा; : तर आपण 


'तिजविषयी काय सांगतां १. ६ 'त्याजवर दोषं ठेवावयाला 


आपणांस कांही निमित्त मिळावे : म्हणून त्यांची. परीक्षा 
पाहण्याकरिता त्यांनी हें म्हटलें, येशू. तर खालीं ओणवून 
बोटाने. भूमीवर लिहू लांगठा; ७ आणि तें: त्याल एक- 
सारखें विचारीत अंसतां तो उठूनं त्यांस म्हणाला, तुम्हांमध्यें 
जो निष्पाप असेल त्यानें प्रथभ तिंजवर देंगड टाकावा. 
< मग तो पुनः खालीं ओणवून भूमीवर लिहुं लागला. 
९ हें ऐकून वढिलांपासून आरंभ करून शेवटल्या इसमा- 
पर्यंत एकामागून एक असे ते सवे निघून गेले; येद्ू एकटा 
राहिला आणि तेथेंच ती स्री मध्यें उभी होती. १० नं 
'येक्व. उठला व ( ज्लीशिवाय तेथें कोणी नाहीं असें पाहून ) 
तिठा म्हणाला, बाई, तुला दोष देणारे ते कोठें आहेत १ 
तुला कोणीं दंड ठरविला नाहीं काय ९ ११ ती म्हणाली, 
प्रमुजी, कोणीं नाहीं. तेव्हां येक तिला म्हणाला, मीहि 
तुला दंड ठरवीत नाहीं; जा; यापुढें पाप कह नंको. ] 
जगताचा प्रकाश 
१२ पुढें येथे पुनः : त्यांजबरोबरं बोलणें आरंभून 


म्हटलें, मी जगाचा प्रकाश आहें; जो मला. अनुसरतो 
तो अंधारांत चालणार नाहीं, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा 
प्रकाश राहील. १३ यावरून परूशी त्यांला म्हणाले, तुम्ही 
स्वतःविषयी साक्ष देतां; तुमची साक्ष खरी नाहीं. १४ 
येशूने त्यांस उत्तर दिळें, मी स्वतःविषयी साक्ष देतों, तरी 
माझी. साक्ष खरी आहे; कारण मी कोठून आलों. च कोठें 
जातो. हे मळा ठाऊक आहे; मी कोठून येतों व ' कोठें 
जातों हॅ तुम्हांस ठाऊक नाहीं. १५, तुम्ही देहबुद्धीनें न्याय 
करितां; मी कोणाचा न्याय करीत नाहीं, 9१६ आणि जर 
मीं कोणाचा न्याय केला तर माझा न्याय खरा आहे; 
कारण मी एकटा नाहीं, तर मी व ज्यानें मला पाठविलें 
तो, .असें आहों. १७ तुमच्या नियमशाक्रांत असें लिहिलें 
आहि कीं दोन मनुष्यांची साक्ष खरी आहे. १८ मी स्वतः- 
विषयीं साक्ष देणारा आहे, आणि ज्या पित्याने मला . 
पाठविलें तोहि मजविषयीं साक्ष देतो. १९ यावरून ते 
त्याला म्दणाठे, तुमचा पिता कोठे आहे ? येशूनं उत्तर 
दिलें, तुम्ही मल्य व माझ्या पित्यालाहि ओळखीत नाहीं; 


तुम्ही मला ओळखिळें असतें 'तर माझ्या पित्यालाहि 


ओळखिलें असतें. २० तो मंदिरांत शिकवीत असतां ही 
वचनें जामदारखान्यांत बोलला; तरी कोणीं त्याला धरिले 
नाहीं, कारण त्याची वेळ तोंपर्यंत आली नव्हती. . 
ओढवणाऱ्या संकटाविषयीं इद्यारे 
२१ ह्यानंतर: तो पुन: त्यांस म्हणाला, मी निघून 
जातों, तुम्ही माझा शोध कराल आणि आपल्या पापांत 
मराल; जेथें मी जातों तेथें तुम्हांला येतां येत नाही. २२ 
यांवर गहूदी म्हणाले, जेथें मी जातों तेथे तुम्हांला येतां येत 
नाहीं असें हा म्हणतो, यावरून ह्या स्वतःला जिवें मारून 
तर घेणार नाहीं १ २३ त्यानें त्यांस म्हटलें, तुम्ही खालचे 
आहां, मी वरचा आहें, तुम्ही या जगाचे आहां, मी या 
जगाचा नाहीं; २४ ह्यामुळें मीं तुम्हांस सांगितलें कीं 
तुम्ही आपल्या पा्पांत मराल; कारण मी तो आहें असा 
बिश्वास तुम्हीं न घरिल्यास तुम्ही आपल्या पापांत . मराल. 
२५. .ह्यावरून त्यांनीं त्याला म्हटलें, तूं कोण आहेस १ 
येशरने त्यांस म्हटळें, जें पहिल्यापासून तुम्हांस सांगत 
आलों तेंच. २६: तुम्हांविषयीं मला पुष्कळ बोलावयाचे . 


११४ 


अ०:८ः२६-५५ 





उआहे व ज्यॉयेंनिवाडा करावयाचा आहे; परंतु ज्यानें मला | व्यमिचारापासून जन्मला नाही. आम्हांस एकच पिती 
'पॉठेनिछें तो खरो आहे आणि ज्या गोष्टी मीं त्याजपासूनं । म्हणजे देव आहे. ४२ येझून त्यांस म्हेटेळे, देवं लर 
'ऐॅंकल्या त्या मी जगास सांगतो. २७ तो आपंल्यावरोबर | तुमचा पिता असता तंर तुम्ही मजवर प्रीति कली असती. 
पचित्यानिषयी बोलत 'आहे, हे त्यांस समजलें नाहीं. २८ :| कारण मी देवापासून निघालो व आलो आहेः मी ऑप .. 


यांस्तेव- थेशने त्यांस म्हटलें, जेव्हां तुम्ही मनुष्यांच्या : 
पुत्रालो* उंच कराल तेव्हां तुम्हांठा समजेल कीं मी तो! 
आहें, आणि :मी आपण होऊन कांहीं करीत नाहीं, तर 


पित्याने मंठा शिकविल्याप्रमाणें मी या गोष्टी बोलतो. २९ 
ज्याने मल! 'पाठविळें तो भाझ्याबरोबर आहे; त्यानें मला 


एकटें सोडिलं नाहीं; : कारण जें त्याला आवडते तें मी . 
सर्वदा करितों. २३० तो या गोष्टी बोलत असतां पुष्क-, 
॥ कारण तो लबाड व लबाडाचा वाप आहे. ४५ मी तर 
! तुम्हांस सत्य सांगता म्हणून तुम्ही माझा विश्वास धरीत 


ळश्या लोकांनीं त्याजवर: विश्वास ठेविला. 
यहृद्यांबरोबर झालेला बादुविवाद 
३१ ज्या यहूद्यांनी त्याचें खरे मानिले त्यांस येशर्जे 
म्हटलें, तुम्ही भाझ्या वचनांत राहिलां तर खरोखर माझे 


शिष्य आहां; ३९ तुम्हांस सत्य समजेल, व सत्य तुम्हांस 


स्वतंत्र करील. ३३ त्यांनीं त्याला म्हटलें, झम्ही अन्नाहा- 
माचे वंदाज आहों, व कधींहि कोणाच्या दास्यांत नव्हतो; 
तर तुम्ही स्वतंत्र व्हाल असें तुम्ही कसें म्हणतां १. ३४ 
येशूने त्यांस उत्तर दिलें, मी. तुम्हांस खचीत खचीत 
सांगतो, जो कोणी पाप करितो तो पापांचा दास आहे. 
३५ दास घरांत सदासबैदा राद्दत नाहीं, पुत्र सदासवेदा 
राहतो. ३६ यास्तव जर पुत्र तुम्हांस स्वतंत्र करील तर 
तुम्ही खरेखरे स्वतंत्र व्हाल. ३७ तुम्ही अत्राह्ममाचे वंदाज 
आहां हे मला ठाऊक आहे तरी तुम्ांमध्यें माझ्या वच- 
नाची प्रगति होत नाहीं, म्हणून तुम्ही मला जिर्वे मारा- 
वयास पाहतां. ३८ मीं पित्याजवळ जें पाहिळें तें बोलतो 
तर्सेंच तुम्हीं आपल्या पित्यापासून जें ऐकळें तें करतां. 
३९ त्यांनीं त्याला उत्तर दिलें, आमचा पिता अबन्राहांम 
आहे. येशूने. त्यांस म्हटलें, तुम्ही अब्राहममाचीं मुळें 
असतां तर तुम्ही अन्राहामाचीं कृत्यें केलीं. असती 
४० परंतु ज्याने देवापासून ऐकलेळें सत्य तुम्हांस 
सांगितळेंःत्या भनुष्याला, म्हणजे मला, तुम्दी आतां जिवें 


मारावयास पाहतां; अत्राहामानें असें केलें नाहीं. ४१. तुम्ही | तुम्ही त्याला ओळखले नाही; 


होऊन आलों नाहीं, तर त्याने मला. पाठविटें. ४३ सुरगही 


'माझें बोलणें कां समजत नाहीं १- याचें कारण असें कीं 


तुमच्यारने माझें वचन ऐकवत नाहीं. ४४ तुम्ही आपंला बाप 


। सैतान यापासून झाल्य आहा, आणि आपल्या बापोच्या 


वासनांप्रमाणे करावयास पाहतां. तो प्रारंभापासून मनुष्य- 
घातक आहे आणि तो संत्यांत टिकला नाहीं, कारण त्याजमध्यें 
सत्य नाहीं. तो खोटें बोलतो ते स्वतः होऊनच बोलतो; 


नाहीं. ४६ तुम्हांतील कोण मजवर पाप लागू करील? मी 
सत्य सांगत असतां तुम्ही माझा विश्वास कां धरीत नाहीं १ 
४७ जो देंवाकंडलां आहे तो देवाच्या गोष्टी ऐकतो; तुम्ही 
देवाकडले नाहीं म्हणून तुम्ही ऐकत नाहीं. ४८ यहूद्यांनीं 
त्याला: उत्तर दिलें, तूं. शोमरोनी आहेस व तुला भूत लागलें 
आहे, हें आम्ही खरें म्हणतों कीं नाहीं £ ४९ येशूने उत्तर 
दिठें, मला भूत लागलें नाहीं; तर मीं आपल्या पित्याचा 
सन्मान करितों; आणि तुंम्ही माझा अपमान करितां. ५० मी 
स्वत:चे गौरव पाहतं नाहीं; ते पाहणारा व॑ न्यायनिवाडा 
करेणारां एक जण आहे. ५५ मी तुम्हांस खचीत खचीत 
सांगतों, जर कोणी माझें वचन' पाळील तर तो कधीहि 
मरण पाहणार नाहीं. ५२ यहूदी त्याला म्हणाले, तुला भूत 
लागलें आहे हें आतां आम्हांस कळलें. अत्नाहाम व संदेशेहि 
मेळे; आंणि तू म्हणतोस, जर कोणी माझें वंचने पाळील तर 
त्याठा मरणाचा अनुभव कंधींहि येणार नाहीं. ५३ आमचा 
बाप अन्राह्मम मेला त्यापेक्षां तूं मोठां आहेस काय १ संदे 

शेहि मेळे; व. आपणाला कोण म्हणवितोस १६ ५४ येथून 
उत्तर दिठें, मीं स्वतः आपलें गोरव केलें तर तें कांहीं माझें 
गौरव नाहीं; माझें गौरव करणारा माझां पिता आहे; तो 

आमचा देव आहे असे तुम्ही त्याला म्हणतां, ५५ तरी 

मी त्यांला. ओळखतीं; . 


आपल्या पित्याची त्ये करितां. ते त्याला म्हणाले, आंम्ही ! आणि मी त्याला ओळखीत नाहीं असे जर म्हणेन 
११५ 


अ ८५५५-९४२७ 

_ लबाड होईन;-मी त्याला ओळसखितों व 
त्याचें. वचन. पाळितों; ५६. तुमचा बाप अब्राहाम माझा 
दिवस पाहण्याच्या उत्कंठेने उद्घासित झाला व तो पाहून 
त्याला हर्ष झाला. ५७ यावरून यहूदी त्याला म्हणाले, तुळा 
-शजून पन्नास वर्षे. झाली नाहींत आणि ते अब्राह्ममाला 
प्राहिळें काय १ ५८ येडूनें त्यांस म्हटळें, मी तुम्हांस खचीत 
खचीत सांगतों, अन्राह्मम झाला त्यापूर्वी मी. आहे. ५९ 
यावरून त्यांनीं त्याजवर फेकण्याकरितां दगड उचलिले, 
परंतु. येह. [ त्यांच्यामधून जाऊन ] , मंदिरांदून गुप्तपणे 


गिघून गेला.  . 
जन्मांघाला डोळे देणे 
१ तो. तिकहन जात. असतां त्य़ाने एका 
९ जन्मांध मनुष्यास पाहिलें. २ तेव्हां त्याच्या किष्यांनीं 
त्याठा विचारलें, गुरुजी, ह्याने अंथळें . जन्मावें असें 








पाप कोणीं केलें: यानें किंबा याच्या आईबापांनी £ ३. 


- येशनें उत्तर दिळें, यानें किंवा गाच्या आहेत्रापांनी पाप 
केळें असें नाहीं, तर ह्याच्या: ठायी. देवाची कार्ये प्रगट 
व्हावी म्हणून ह्वा असा जन्मला. ४ मरा ज्यानें पाठविलें 
त्याचीं कार्ये दिवस आहे तोंपर्यंत आपल्यात्म़ केलीं पाहिजेत; 
रान्न येणार आहे, तिच्यांत. कोथाच्यानें काये क्ररवणार नाहीं. 
५ सी. जगांत आहें. तोंवर-मी. जगाचा. प्रकाश आहें. ६ 
:असें बोळून तो भूमीवर थुंकला, थुक्यानें त्यानें चिखल 
केला; बो चिखल त्याच्या. डोळ्यांस. लाविला; ७ आणि 
स्याठा म्हटलें, जा; शिलोह ( स्दणजे पाठविलेला ) तळ्यांत 
धू, मग त्यांने. जाऊन धुतस्मावर तो डोळस होऊन आला. 
८ यावरून :झेजारी व-.ज्यांनीं त्याडा भिकारी असें पूर्वी 
-पाहिलें. होतें ते म्हमाळे, बसुन भीक मागणारा तो हाच 
- नाहीं -काय. १ .« कित्येक म्हणाळे,. तोच हा आहे; दुसरे 


ग्हणाळे, नाही, त्यासारिखा आददे;.तो म्हणाला, मी तोच 


आहें. १० यावरून त्यांनीं त्याळा म्हटलें, . तुझे डोळे कसे 
उघडले? ११. त्याने उत्तर दिळें, गेश्चू. नांवाच्या मनुष्याने 
विखळ करून माझ्या डोळ्यांस ठाविला, आणि मला 
सांगितठें, ब्रिलोहवर जाऊन धू; मरी जाऊन घुतळें आणि 
मठा दृष्टि आली. १२ तेव्हां त्यांनी त्याला म्हटळे, तो कोटे 
आहे? तो म्हणाला, मला ठाळक नाहीं. 








१३ मग जो पूर्वी अंधळा होता त्याला त्यांनीं परूट्यांकडे 
नेलें. १४ ज्या दिवशी. येशूने चिखल करून त्याचे डोळे 
उघडिले, तो दिवस शब्बाथ होता. १५ यास्तव परूऱ्र्यांनींहि 
त्याला पुनः बिचारिलें, तुला दृष्टि क्ली आली ६.तो त्यांस 
म्हणाला, - त्यानें माझ्या डोळ्यांस विखळू लाविला,- तो मीं 
धुळन टाकिल्यावर मला दिसूं लागलें. १६ यावरून परू 
इयांतील कित्येक म्हणाळे, तो मनुष्य देवापासून-नाही, कारण 
तो शब्याय पाळीत नाहीं; दुसरे म्हणाठे, पापी माणसा- 
स्यानें अशीं चिन्हें कशी करवतील १ अक्षी त्यांच्यामध्यें 
फूट. पडली. १७ यास्तव. पुनः ते त्या अंधळ्याला 
म्हामाले, त्याने तुझे डोळे उघडिळे तर त्याजविषयीं 
तूं काय म्हणतोस £ त्यानें म्हटलें, तो संदेश आहे. 
१८ यहूद्यांनी दृष्टि प्राप्त झालेल्या त्या इसमाच्या 
आहेबापांस बोलावून विचारपूस करीपर्यंत तो अंधळा 
असून आतां डोळस झाला आहे, हे खरें मानिटें 
नाहीं. १९ त्यांनीं त्यांस बिचारिळें, जो तुमचा पुत्र 
अंधळा जन्मला म्हणून म्हणतां तो हाच काय? तर 
त्याला आतां कसें दिसतें १ २० त्याच्या आईबापांनी 
उत्तर दिलें, ह्य आमचा पुत्र आहे व अंधळा जन्मला हें 
आम्हांस ठाऊक आहे; २१ तरी त्याला आतां कसें दिसतें 
हॅ आम्हांस ठाऊक नाहीं; किंवा त्याचे डोळे कोणीं उघडिले 
हेंहि आम्हांस ठाऊक नाहीं; त्याला विचारा; तो वयांत 
आलेला. आहे; तो स्वतःविषयी सांगेल. २२ त्याच्या 
आहेबापांस' यहूद्यांचें भय होतें म्हणून त्यांनीं असें म्हटलें; 
कारण हा ख्रिस्त आहे असें कोणीं पत्करल्यास त्याला 
सभाबदिष्कृत करावें असा यहुद्यांनीं अगोदरच एकोपा केला 
होता. २३ यामुळें त्याच्या आईबापांनी म्हटलें; तो वयांत 
आळेला आहे त्याला विचारा. २४ मग जो मनुष्य पूर्वी 
अंधळा होता त्याला त्यांनीं दुसऱ्याने बोलावून म्हटलें, 
देवाचें गौरत्र कर; तो मनुष्य पापी . आहे. हे. आम्हांस 
ठाऊक आहे;.. २५ यावरून त्याने उत्तर दिलें, तो पापी 
आहे. किंवा: नाहीं हें. मला ठाऊक नाहीं, पण मला एक 
ठाऊक आहे कीं मी. पूर्वी अंघळा होतों व आतां. मला 
दिसते. २६ ह्यावर त्यांनीं त्याला म्हटलें, त्यानें तुला काय 
केलें £ त्यानें तुझे डोळे कसे -उघडिळे १ २७ त्याने त्यांस 


११६ 


अ० ९४२७-१०४१८ 





उत्तर दिलें, झातांच मीं तुम्हांस सांगितलें तरी तुम्ही ऐकले 
:नाही;:पुत्हां ऐकावयाची इच्छा कां करितां १ तुम्हीहि त्याचे 


विष्य होऊं पाहतां काय £ २८ तेव्हां त्यांनीं त्याची निर्भ 


त्सना: कलत म्हटलें, तूं त्याचा दिष्य आहेस; आम्ही 
मोशाचे .शिष्य आहों. २९ देव मोझ्याबरोबर बोलला आहे. 
हें आम्हांस ठाऊक आहे; हा कोठला आहे हें ठाऊक नाहीं 
३०.त्या मनुष्यानें त्यांस उत्तर दिलें; हेंच मोठें आश्चर्य 
आहे कीं तो कोठला आहे हें तुम्हांस ठाऊक नाहीं; पण 
त्यानें तर' माझे डोळे .उघडिळे. ३१ आपल्याला ठाऊक 
':आहे कीं देव पापिष्ट लोकांचें ऐकत नाहीं; तर जो कोणी 
:देवभक्त असून त्याच्या इच्छेप्रमाणे वर्ततो त्याचें तो ऐकतो. 
३२ जन्मांधाचे डोळे कोणीं उघडिळे, असें युगाच्या 
आरंभापासून कधीं ऐकण्यांत आलें नव्ह्ते. ३३ हा देवा- 
पासून नसता तर ह्याच्यानें कांहीं करवलें नसतें. ३४ त्यांनीं 
त्याला म्हटलें, तूं अगदीं पापांत जन्मलास, आणि आम्हांस 
विकवितोस काय £ मग त्यांनीं त्याला बाहेर घालविले. . 
३५ त्यांनीं..त्याला बाहेर धालविलें हें येशरनें ऐकले 
-आणि तो आढळल्यावर त्याला म्हटलें, तूं देवाच्या पुत्रावर 
विश्वास ठेवितोस काय १ ३६/ त्यानें उत्तर दिलें, प्रमुजी, 
मीं त्याजवर किश्वास. ठेवावा. असा तो कोण आहे? ३७ 
येशरनें त्याला म्दटळें, तूं त्याला पाहिलें आहे व तुजब्ररोबर 
आतां बोलत आहे तोच तो आहे.: ३८ तो म्हणाला, 
प्रभुजी, मी विश्वास ठेवितों; आणि त्यानें त्याला नमन केलें. 
.३९ तेव्हां येश्रू म्हणाला, मी न्यायनिवाड्यासाठीं या जगांत 
आलों, यासाठीं कीं ज्यांस दिसत नाहीं त्यांस दिसावे; आणि 
ज्यांस दिसतें त्यांनीं अंधळे. व्हावें. ४०. परून्यांतील जे 
त्याच्याजवळ होते त्यांनीं हें ऐकून त्याला म्हटलें, आम्हीहि 
अंघळे आहों काय? ४१ येक्यू त्यांस म्हणाला, तुम्ही अंधळे 
असतां तर तुम्हांला पाप नसर्ते; परंतु आम्हांस दिसतें असें 
तुम्ही आतां म्हणतां, म्हणून तुमचें पाप. तसेंच राहतें. 
उत्तम मेढपाळ.. .: 
१ मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतो, जो 


१ ९७ मेंढवाच्यांत दाराने आंत न जातां दुसरीकडून चढून . 


- जातो तो चोर व लटारू आहे. २ जो दाराने आंत 
जातो तो मेंढरांचा राखणारा आहे; ३ त्याला द्वारपाळ दार 


उघडितो; मेंढरें त्याची वाणी ऐकतात; तो आपल्या मेंढरांस 
ज्याच्या त्याच्या नांवानें हाक मारिततो व: त्यांस बाहेर नेतो. 
४ आपलीं सवे मेंढरे बाहेर काढिल्यावरःतो: त्यांच्यापुढे 
चालतो, व मेंढरें त्याच्यामागे चालतात;.. कारण'तीं त्याची 
वाणी ओळखतात. ५ तीं परक्याच्या मार्गे. जाणार नाहींत, 
तर. त्याजपासून पळतील; कारण तीं परक्यांची -वाणी्‌ 
ओळखीत नाहींत. ६ ह्या दृष्टांत येखर्ने त्यांस सांगितला: 
तरी ज्या गोष्टी तो त्यांजबरोबर बोलला: त्या! काय आहेत 
हॅ. ते समजळे नाहींत. 

७ यास्तव येशू त्यांस पुनः म्हणाला, मी तुम्हांस खचीत 
खचीत सांगतों कीं मी मेंढरांचें दार आहें. ८ जे माझ्या- 
पूर्वी आले ते सवे चोर व लटारू आहेत; त्यांचें मेंढरांनीं 


"ऐकळें नाहीं. ९ मी दार आहें; माझ्याद्वारें कोणी “आंत 


जाईल तर. त्याला. तारणप्राप्ति. होडेल; तो आंत येईळ व 
बाहेर जाईल आणि त्याला खावयास मिळेल. १० चोर येतो 
तो केव्रळ चोरी, घात व' नाश करावा या हेतूनें येतो; मी 
आलों आहें तो त्यांना जीवनप्राप्ति व्हावी व ती विपुलपणें 
व्हांबी म्णून आलो आहें. 3१ मी उत्तम मेंढपाळ आहें; 
उत्तम..मेंढपाळ .मेंढरांकरितां आपला जीव देतो. १२ जो 
मेंढपाळ नव्हे व ज्याचीं स्वतःची मेंढरें नव्हत असा मोल्करी, 
छांडगा येतां पाहून मेंढरे सोडून पळून जातो :आणि लांडगा 
त्यांवर झंडप घाळून त्यांची, दाणादाण. करितो; १३ मोल- 


। करी पळून 'जातो, कारण: तो मोलकरीच. आहे, त्याला 


मेंढरांची काळजी नाहीं... १४, १५ मी उत्तंम : मेंढपाळ 
आहें; जसा पिता मला-व मी पित्याला ओळखतो: तसें जे 
माझे आहेत त्यांस मी ओळखतो, व जे माझे .आहेत 
ते मला ओळखतात; आणि. मेंढरांसाठीं मी. आपला जीव 
देतों. १६ या मेंढवाड्यांतलीं नव्हत अशी माझीं दुसरीं 
मेंढरे आहेत, तींहि मला. आणिलीं पाहिजेत; तीं माझी 


 .वाणी ऐकतील;.. मग एक कळप, एक. मेंढपाळ, असें 


होईल. . १७ मी आपला जीव परत घेण्याकरितां 
देतों, म्हणून . प्रिता ... मजवर प्रीति करितो. १८ 
तो.-कोणी.. अजपासून घेत नाही, तर मी होऊनच 
तो देतों. मळा तो देण्याचा अधिकार आहें व तो 
परत घेण्याचाहि--- क्षधिकार आहे. ही' आहा मठा 


११५७ 


अ० १७५१८-११५३ योहान 





आपल्या . पित्यापासून प्राप्त झाली आहे. . : । तुमही देव आहां असें मी म्हणालो ? हॅ तुमच्या 
१९. या शब्दांवरून यहूंद्यांत पुनः फूट पडली. । शाल्लांत -लिहिळें नाहीं काये ९ ३५ ज्यांस देवाचें वचन 
२०. त्यांच्यांतील पुष्कळ जण म्हणाले, /त्याला भूत । प्राप्त झालें त्यांस त्यानें देव म्हटलें ( आणि शात्र- 
लागळें आहे :व. तो वेडा आहे; त्याचें तुम्ही कां | लेखाचा भंग होत नाहीं ); ३६ तर ज्याला पित्याने 
_ ऐकतां £ २१ दुसरे म्हणाळे, ही वचनें भूतंग्रत्ताचीं | पवित्र कायास्तत नेमून जगांत पाठविलें त्या मला, 
नव्हत, भूताला अंधळ्यांचे डोळे उघंड्तां: येतात | मी देवाचा पुत्र आहें असें म्हटल्यावरून, त दुर्भोषण 
काय१£.- . करितोस असें तुम्ही म्हणतां काय १ ३७ मी आपल्या 
पुनःस्थापनांच्या सणाच्या वेळीं येरू  । पित्याची कृत्यें करीत नसल्यास माझा विश्वास धरू 
२२ यरुशलेमांत पुनःस्थापनाचा सण असून हिंवाळा | नका; ३८ परंतु जर मी करितों तर, माझा विश्वास 
होता; २३ आणि येद्य_ मंदिरामध्ये शलमोनाच्या | न धरिला तरी त्या कृत्यांवर विश्वास ठेवा; यासाठीं 
देवडींत फिरत होता. २४ तेव्हां यहूद्यांनीं त्याला । कीं. मजमध्यें पिता आहे व पित्यामध्यें मी आहें हें 
गराडा घाळून म्हटळें, तूं कोठवर आमचा जीव संशयांत । तुम्हीं ओळखून समजून ध्यावे. ३९ ते त्याला पुन: 
ठेवतोस £ तूं. शिस्त. असलास तर आम्हांस उघंड | धरावयास पाहू लागले; परंतु तो त्यांच्या हातून 
_ सांग: ' २५ येंद्यनें त्यांस उत्तर दिलें, मीं तुम्हांस | निघून गेला. 
सांगितलें तरी तुम्ही विश्वास धरीत नाहीं; : जी कृत्ये । ४० तो पुनः यार्देनेच्या पलीकडे, योहान पहि- 
मी आपल्या पित्याच्या नांमार्ने करितो तों मजविषयी | ल्याने बाप्तिस्मा करीत असे त्या ठिकाणीं, गेलां व 
साक्ष देतात. २६ तुम्ही विश्वास धरीत नाहीं; तेथें राहिला. ४१ तेव्हां त्याजकडे पुष्कळ लोक आले; 
तुम्ही माझ्या मेंढरांतठे नाही. २७ माझीं मेंढरे माझी । ते म्हणाले, योहानाने कांहीं चिन्ह केलें नाहीं खरे; 
बागी” ऐकतात; मी त्यांस ओळखतों व तीं माझ्यामागे । तरी योहानाने याजविषयीं जें कांढीं सांगितळें त सवे 
येतात; २९८ मी त्यांस सावेकालिक' जीवन देतों; | खरें आहे. ४२ तेथें पुष्कळ लोकांनीं त्याजवर विश्वास 
त्यांचा कधीहि नाश. होणार नाही, आणि कोणी ठेविला... -. 
. त्यांस माझ्या. हातांतून . हिसकून घेणार नाहीं. २९ संत लाजराला जीवंत करणें 
'ज्यानें तीं -मला दिलीं तो माझा पिता सर्वांहून मोठा “१ मरीया व तिची बहीण मार्था यांच्या 
आहे; आणि पित्याच्या “हातांतून त्यांस कोणाच्यानें । ९ ९ बेथानी गांवांतठा लाजर नामे एक मनुष्य 
..._ हिसकूनंः घ्रेववंत नाही. ३० मी आणि ,पिंता एक आजारी होता. २ ज्या मरीयेनं .प्रभूला सुगंधी 
- आहों तेल लाविळें व त्याचे चरण आपल्या केसांनी पुसले 
यहद्यांनी दाखविलेलं *त्रत्व तिचा, हां आजारी पडलेला लाजर, भाऊ होता. ३ 
३१ तेव्हां यहूद्यांनी त्याला दगडमार करावयास । यास्तव त्या बहिणींनी त्याकडे सांगून पाठविलें, प्रभुजी, 
पुनः . दगड उचंलिले. २२ येने त्यांस म्हटलं, मीं | ज्याच्यावर आपलें प्रेम आहे तो आजारी आहे. ४ 
पित्याची पुष्कळशी चांगलीं कृत्यें तुम्हांस दाखविली । तें ऐकून येह्य म्हणाला, हा आजार मरणासाठीं नव्हे, 
आहेत; त्यांतून कोणत्या कृत्यामुळे तुम्ही मला दगड- | तर देवाच्या गौरवार्थ, म्हणजे याच्यायोगे देवाच्या 
भार करितां ५ ३३. यहूद्यांनी त्याला. उत्तर दिलें, | पुत्राचे गौरव व्हावें यासाठीं आहे. ५ मार्था, तिची 
चांगल्या कृत्यासाठीं . आम्ही तुला दंगडमार करीत | बहीण व लाजर यांजवर येशूचे प्रेम असे. ६ यास्तव 
नाहीं,. तर दुर्भाषणासाठी; तूं. मानव असून स्वतःला | तो आजारी आहे हें ऐकळें तरी तो होता त्या 
देव म्हणवितोस यासाठीं. ३४ येशलें, त्यांस म्हटळें, | ठिकाणींच आणखी :दोन. दिवस राहिला. ७ त्यानंतर 
११८ 


योहात 


अर 4 4 १७-४२ 





त्यानें श्रिष्यांस म्हटलें, आपण पुनः यहूदीयांत जाऊं. - मेला असला तरी . जगेल; 
- असून . मजवर विश्वास ठेवितो तो कधींहि मरणार 
नाहीं; याचा तूं विश्वास धरितेस काय१ २७ ती त्याला 


८. किष्य. त्याला म्हणाले, गुरुजी, यहूदी नुक्तेव आप- 


णारा दगडमार. करावयास पाहत . होते, तरी. आपण. 
. ५ येशनें उत्तर दिलें, 
'देवसाचे :बारा: तास आहेत कीं नाहींत ? कोणी दिव-: 


पुनः. . तेथें . जातां --काय ई 


-सांस.- चाढतो. तर त्याला ठेच लागत नाहीं, कारण तो 
यां पृथ्वीवरील 'उजेड पाहतो; १० परंतु णी रात्रीस 
चालतो तर त्यांला ठेच लागते, कारण त्याच्या ठायीं 
उजेड नाहीं, ११ हें बोलल्यावर त्यानें त्यांस म्हटलें, 
आपला मित्र लाजर निजला आहे; मी त्याला झोपेंतून 
उठबावयास जातों. १२ यावरून शिष्य त्याला म्हणाले, 
प्रभुजी, त्याला झोप लागली असली तर तो पार पडेल. १३ 
येश: त्याच्या मरणाविषयीं असें बोलला होता; परंतु 
तो .झोपेपासून मिळणाऱ्या आरामाविषयीं बोलतो असें 
त्यांस वाटळें. १४ यास्तव येशूनं त्यांस उघड सांगितलें, 
लाजर मेला. आहे; १५ आणि मी तेथें नव्हतों 
म्हणून तुम्हांमुळें मला आनंद वाटतो, , यासाठीं कीं तुम्हीं 
विश्वास धरावा; तरी आपण त्याजकडे जाऊं. १६ 
तेव्हां दिदुम म्हटठेला थोमा "आपल्या गुरुबंधुंस म्हणाला, 
आपणहि याच्याबरोबर मरावयास जाऊं. 

१७ येशू आला तेव्ह त्याला कळलें कों त्याला 
कबरेंत ठेवून चार दिवसः झाले होते. १८ बेथानी 
यरुशलेमापासून सुमारें. पाऊण कोसावर होती; १९ 
तेथें माथी व मरीया यांचें भावाबद्दढ सांत्वन कर- 
ए्यास यहूद्यांतील पुष्कळ लोक त्यांच्याकडे आले होते. 
२० येश. येत आहे हें ऐकतांच माथी त्याला जाऊन 
भेटली. मरीया घरांतच बसून राहिली. २१ माथा येझूला 
म्हणाली, प्रभुजी, आपण एर्थे असतां तर माझा भाऊ 
मेला नसता; २२ तरी आतांहि जें कांही. आपण 
देवाजवळ मागाल तें देव आपणाला देईल, हे मला 
ठाऊक आहे. २३ येह्र्ने तिला म्हटलें, तुझा भाऊ 
पुनः उठेल. २४ मार्था त्याला म्हणाली, तो झोब- 
टल्या दिवशीं पुनरत्यानसमयी पुनः उठेळ हे मला 
ठाऊक आहे. २५ येशर्ने तिला म्हटलें, पुनर्त्यान व 
जीवन मीच आहें; जो मजवर विश्वास ठेवितो तो 


२६ आणि जो जीर्वत 


म्हणाली, होय. प्रभुजी; जो जगांत... येणारा देवाचा पुत्र 
ल्लिस्त तो आपण आहां: असा विश्वास मीं धरिला 


-आहे. २८ असें बोलून. ती.:निघून गेली, : व आपली 


बहीण मरीया इला गुप्तपणें बोलावून म्हणाली, गुरुजी 
आले आहेत, ते तुला बोलावीत. आहेत. २९ हें 
ऐकतांच ती त्वरेने उठून त्याजकडे गेली. २० ( येशू. 
अद्यापि गांवांत आल नव्हता, मा्थो त्याला भेटली 
त्या ठिकाणींच होता ) ३१ जे यहूदी मरीयेच्याजवळ 
घरांत होते व ति सांत्वन करीत होते त्यांनीं तिला 
चटकन उठून बाहेर: जातांना पाहिल्यावर, ती कबरेकडे 
रडावयास जात आहे असें समजून .ते तिच्यामागे गेले. 
३२ येश, होता तेथें मरीया आल्यावर त्याला पाहून 
ती त्याच्या पायां पडली व. त्याला म्हणाली, प्रमुजी, 
आपण एर्थे असतां तर माझा. भाऊ मेला नसता. ३३ 
येशू. तिला व तिच्याबरोबर आलेल्या यहूद्यांला रडतां 
पाहून आत्म्यांत खवळला व विव्हळ झाला, ३४ आणि 
म्हणाला, तुम्हीं त्याला कोठें. ठेविलें आहे £ ते त्याला 
म्हणाळे, प्रभुजी, येऊन पाहा. ३५ येशू रढला. ३६ 
यावरून यहूदी म्हणाले, पाहा, याचें त्याजवर किती तरी 
प्रेम होतें ! २७ परंतु त्यांच्यांतील कित्येक म्हणाले, 
ज्यानें अंधळ्याचे डोळे उघडिले त्याला, ह्यानें मरू . 
नये, असेंहि करण्याची शक्ति नव्हती काय? ३८ 
येशू पुनः मनांत खवळून -कबरेकडे आला. ती गुढ्या. 
होती, आणि तिच्या तोंडावर: धोंड ठेविठेली- होती. 
३५ ; येद्चन. म्ददळें,. . घोंड काढी. ..त्या ग्रतांची बहीण 
मार्था त्यांला म्हणाठी; प्रभुजी, आतां. त्याला दुर्गधि 
येत असेल; कारण त्याला चार दिवस झाले 


वर करून म्हटलें, हे. पित्या, 
मी तुझे आभार मानितों; ४ 


११९ 


भ% रश १५४२-१२ प्रे 


झला 





सर्वेदा माझे ऐकतोस, तरी जो लोकससुंदाय : सभोक्‍्ता 
उभा. आहे. त्यांच्याकरिता मी बोलली; यासाठीं कीं. तूं. 
मत्ञ पाठविले. आहें असा त्यांनीं विश्वास धरावा. ४३ 


असें बोळून त्याने: मोग्याने होक मारून म्हटलें, लाजरा: 


बाहेर ये.: ४४ तेव्हां ग्रत' झाळेला तो. इंसमं बाहेर 
आला; त्याचे हातपाय 'प्रेतवस्नांनी बांधिळेळे व तोंड 
समालाने वेशिले होतें. येशूनं त्यांस म्हटटें, ह्याला 
मोकळें करून जाऊं द्या. 

४५ मरीयेकडें जे यहूदी आले त्यांनीं, त्यानें जें 
केलें, ते पाहिले, आणि त्यांच्यापैकी पुष्कळ जणांनी 
त्याजवर विश्वास ठेविला; ४६ पण . कित्येकांनी पशट्यां 
कडे जाऊन येशूने काय' केलें तें त्यांस सांगितळें 

मुख्य ग्राजक येशूला ठार मारण्याचा कट 

करतात 

'४७ यावरून मुख्य याजकांनीं ब परूट्यांनीं सभा भरवून 
म्हटळें, आप्रण काय करीत आहो १ कारण तो मनुष्य पुष्कळ 
चिन्हें करितो; ४८ आपण त्याला, असेंच सोडिळें तर 
सवे लोक त्याजवर विश्वास ठेवितील; आणि रोमी लोक 
येऊन आपलें. स्थान. व राष्ट्रहि घेतील. ४९ तेव्हां 
त्यांच्यापैकीं 'कगफा नांवाचा कोणीएक मनुष्य त्या वर्षी 
प्रमुख याजक होता, तो त्यांस म्हणाल्या, तुम्हांला 
कांहींच कळत. नाहीं; ५० तुंम्ही. हेंहि. लक्षांत आणीत 
नाहीं कीं प्रजेसाठीं एका मंनुष्यानें मरावे आणि सवे 
राष्ट्राचा नाश होणें टळावें हें तुम्हांस हितावह आहे. 
५१ हे 'तर तो भोपत्या मनचे बोलला नाहीं; तर 
त्या वर्षी तो प्रमुख याजक होता. म्हणून त्यानें संदेश 
दिं की येक. त्या राष्ट्राकरितां मरणारं आहे; ५२ 
आणि केवळ त्या राष्ट्राकरितां असें नाहीं, तर याकरितां 
कीं त्यानें देवाच्या पांगलेल्या मुलांसहिः जमवून एक 
करावे. ५३ यावरून त्या दिवसापासून त्यांनीं त्याला 
जिवें मारण्याचा. निक्वय केला. . 

५४ यामुळें येथ. तेव्हांपासून यहूदी लोकांमध्यें 
उघडपणे फिरला नाहीं, तर तेथून रानाजवळच्या 
प्रांतांतील एफ्राईम नामें नगरांत गेला; आणि तेथें 
आपल्या दिष्यांसुद्धां राहिला. ५५ तेव्हां यहृद्यांचा 


वल्हांडण सण जवळ आला होता; आणि पुष्कळ लोक 
वल्हांडणाच्या अगोदर आंपणांस शुद्ध करून ध्याक्यास 
बाहिरगांवांडून वर यरुदालेमास गेलें. ५६ त्यांनीं येचा 
शोध केला आणि. मंदिरांत उभे असतांना एकमेकांस 


. म्हटलें, तुम्हांस कसें. वाटतें £ तो सणास येणार नाहीं 
-कीय १. ५७ . मुख्य 'याजकांनीं व पश्ट्यांनीं त्याला 


धरण्याच्या हेतूनें अक्षी ताकीद केली होती कीं तो 


"| कोठें आहे हें कोणाला कळल्यास त्यानें खबर द्यावी. 


बेथानी येथ मरीयेने येशूला केलेला तैलाभ्यंग 

१ मग येत वल्हांडणाच्या पूर्वी सहा दिवस 
१ ९ बेथानीस आला; ज्या लाजराला येवनें मेळेल्यांतून 
उठविले तो तेर्थे होता. २ तेथें त्यांनीं त्याच्यासाठी 
जेवणावळ केली; तेव्हां माथी सेवा करीत होती; आणि 
ठाजर त्याच्या पंक्तीस बसणाऱ्यांपैकीं एक होता, ३ तेव्हां 
मरींयेरने अध शेर शुद्ध जंटामांसीरचे मोलवान्‌ सुगंधी तेल 
घेऊंन येश्वच्या चरणांस लाविलें, आणि आपल्या केसांनी 
त्यांचे चरण पुंसळे; तेव्हां त्या सुगंधी तेलाच्या वासातें 
घर भरून गेलें. ४ त्यांठा घरून देणारा, त्याच्या शिष्यां- 
तीळ यहूदा इस्कर्यात नार्मे एक जण म्हणाला, ५ हें सुगंधी 
तेल पाऊणशे स्पयांस विकून ते गरिबांस कां दिले नाहींत 


६ त्याला गरिबांची काळजी होती म्हणून तो हॅ म्हणाला 


असें नाहीं; तर तो चोर असून-त्याच्याजवळ डबी होती; 
तींत जें टाकण्यांत येडे तें तो चोरून घेत असे, म्हणून असें 
म्हणाला. ७ यावरून येशूने म्हटळें, माझ्या उत्तरकार्याच्या 
दिवसासाठी तें तिला ठेवूं द्या; ८ कारण गरीब नेहमीं तुम्हां- 
जबळ आहेत; परंतु मी तुम्हांजवळ नेहमीं आहें असें नाहीं. 

९ तो तेथें आहे असें यहृद्यांतील साधारण लोकांपेकीं 
पुष्कळांस कळटें; आणि केवळ येशकरितांच नाहीं, तर ज्या 
लाजराला त्यानें मेलेल्यांतून उठविळें होते. त्यालाहि 
पाहण्याकरितां ते आले, १० सुख्य याजकांनीं लाजरालाहि 
जिवें मारण्याचा निश्वय केला. ११ कारण त्याजमुळें 

यहूदी त्यांना सोडून येद्ववर विश्वास ठेवीत होते. 
जयोत्सवाने यरुदालेमांत प्रवेश 

१२ दुसऱ्या दिवशीं सणास आलेला मोठा लोकससुदाय 

येश्व. यर्ठाठेमास येत आहे असें ऐकून १३ खजुरीच्या 


१२« 


अ० १९५१३-४० 


त कड त 





झावळ्या घेऊन त्याच्या भेटीस बाहेर निघाला, आणि गंजरं | आपल्या नामाचे गौरव कर. तेव्हां अशी आकाशवाणी 2 
कशन म्हणाला: * होसानञा; प्रभूच्या नामानें येणारा, ! इब्ना- | झोली कॉ. मीं ते गौरविळें आहे आणि पुनःहि गौरवीन: 


“एलीया राजा “ धम्यवादित असो. ! १४ येशूला लहान 
-गॉढॅ्व - मिळाल्यावर त्याच्यावर तो बसला; १५ हें 
लिहिल्याप्रमाणे घडलें, तें असें :- “ हे सीयोनेच्या कऱ्ये, 
मिऊं नको; पाहा, तुझा राजा गाढवीच्या दिंगरावर बसून 
- येंतो.?5:१६ था गोष्टी त्यांचे शिष्य प्रथम समजले नव्हते 
येशूचे गौरव झाल्यावर त्यांस आठवण झाली कीं त्याज 
'बिंषयीं या गोष्टी लिहिल्या असून त्याप्रमाणें लोकांनीं त्याला 
केलें. १७ त्यानें लाजरालां कबरेंतून बोलावून मेलेल्यांतून 
उठविळें; त्यो वेळेस जो लोकसमुदाय त्याजबरोबर होता 
त्यानें साक्ष दिली. १८ ह्यावरूनहि लोक त्याला भेटावयास 
गेळे, कारण त्यानें हें चिन्ह केलें होतें असें त्यांनीं ऐकलें. 
१९. यास्तव परूशी एकमेकांस म्हणाले, तुमचें कांहीं चालत 
नाही हे लक्षांत आणा; पाहा, जग त्याच्यामागे 


चाललें आहे. 
हेहेण्यांची विनंति 

२०  सेणांत. उपासना करावयास आलेल्या लोकांपैकी 
कांहीं हेब्रेणी होते; २१ त्यांनी गालीलांतील' बेथसेदाकर 
फिलिप्प यांच्याजवळ येऊन विनंति केली की महाराज, 
येशला भेटावे असें आमच्या मनांत आहे. २२ फिलिप्पानें 
येऊन अंद्रियाला सांगितले, आणि अंद्रिया व फिलिप्प 
यांनीं येऊन येशूला सांगितलें. २२ येझूनें त्यांस म्हटलें, 
मलुष्याच्या पुत्राचें गोरव होण्याची वेळ आली आहे. २४ 
मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों, गव्ह्याचा दाणा जमिनींत 
पडून नेला नाहीं तर तो एकटाच राहतो; आणि मेला तर 
बहुत पीक देतो. २५ जो आपल्या जिवावर प्रीति करितो 
तो त्याला मुकेल; आणि जो या जगांत आपल्या जिवाचा 


द्वेष करतो तो त्याचें सावेकालिक जीवनासाठी रक्षण करील. । आहे ? 


२६ जर कोणी माझी सेवा करील तर त्यानें सला अनुस- 
रावे; म्हणजे जेथें मी आहें तेथें माझा सेवकहि असेल; 


कोणी माझी सेवा करील तर पिता त्याचा मान करील. । म्हणाला 


२७ आतां माझा जीव व्याकुळ झाला आहे; मी काय 
बोलूं १ २८ हे पित्या या घटकेपासून माझें रक्षण कर; 
तरी मी यासाठींच या घटकेत आलो आहें; हे पित्या, त 


२५ तेव्हां जे लोक 'उमें राहून ऐकत होते. ते म्हणाले, 
गर्जना झाली; दुसरे म्हणाळे, त्यांच्याबरोबर देवदूत बोलला 


३० येशूने उत्तर दिलें, ही वाणी मजसाठीं नाहीं, तर 


तुम्हांसाठी झाली. आतां या जगाचा न्याय दोतों; ११ 
आतां या जगाचा अधिकारी बाहेर ठाकिला जाहल. ३२ 
मळा पएथ्वीपासून उंच केळें तर मी आपणाकडे सर्वास 
ओढीन. ३३ आपण कोणत्या-मरणानें मरणार हें सुचविण्या- 
करितां तो असें बोलला. ३४ यात्तव लोकांनीं त्याला 
विचारिलें, ख्रिस्त सर्वकाळ राहील असें आम्हीं नियमशात्रां- 
तून ऐकले आहे; तर मनुष्याच्या पुत्राला.उंच केलें पाहिजे 
असें आपण कसें म्हणतां ? हा मनुष्याचा. पुत्र आहे. तरी 
कोण १.३५ यावरून येशूने त्यांस. म्हटले, आणखी थोडा 
वेळ तुम्हांमध्यें उजेड आहे, तुम्हांस अंथारानें गाठू नये 
म्हणून. तुम्हांस उजेड.. आहे. 'तोंपर्येत चाला; कारण जो 
अंधारांत चालतो त्याला 'भापण कोठें नातों हें कळत नाही; 
३६ तुम्हीं उंजेढाचे पुत्र व्हावें म्हणून तुम्हांस उजेड आहे 
तोंफ्यँत उजेडावर विश्वांस' ठेवा. 

येशू या गोष्टी बोलला आणि निघून जाऊन त्यांच्या 
पासून गुप्त राहिला; .. 

यहदीयांत दिसून आलेली अधद्धा; तरी तेथें 

असलेले कांहीं गुप्त दिष्य 

३७ त्यानें त्यांच्यासमोर इतकीं चिन्हें केलीं असतांहि 
त्यांनी त्याजवर विश्वास ठेविला नाहीं; ३८ यासाठीं 
कॉ यशया संदेष्ट्यानें जी गोष्ट सांगितली होती ती पूर्ण 
व्हावी; ती अद्ची: 
प्रभू, आम्ही ऐकलेल्या वातेवर कोणीं विश्वास ठेविला 


परमेश्वराचा भुज कोणास प्रगट झाला आहे £. | 
३९ यामुळें त्यांच्यानें विश्वास ठेववेना; यशया आणखी 


४० त्यांनीं डोळ्यांनी पाहू नये, अंतःकरणाने समजूं नये, 
वळू. नये व मीं त्यांस बरें करूं नये, म्हणून त्यानें त्यांचे 
डोळे अंघळे केले व त्यांचें अंतःकरण कठीण केलें आहे. 


१२९१ 


*अ० १२:४१--१३४२० 





४१ य॒झ्षयानें .त्याचें. गौरव प्राहिळे. म्हणून असें म्हटलें, 
आणि तो त्याजबिषयीं बोलठा...:४२ असें असूनहि अधि- 
काऱ्यांतून देखील. पुष्कळ जणांनी, त्याजवर बिश्वास ठेविळा 
परंतु. आपण. सभाबहिष्कृत. होळं..नये म्हणून . परूट्यांसुळें 
त्यांनीं हें कबूल केलें नाहीं; ४३ कारण त्यांस देवाकडील 
गौरचापेक्षां. मानवाकडील गौरव अधिक आवडले. - .... 
येशूच्या सार्वजनिक शिष्त्णाचा सारांश. 


४४ तेव्ह येशू : उच्च स्वराने :म्हणाला, जो मजवर' 


बिश्वास ठेवितो तो मजवर विश्वास-ठेंबीत नाहीं, तर ज्याने 


मला: पाठविलें. त्याजवर ठेवितो;.. (४५ आणि जो मला 


पाहतो तो, ज्यानें मंत पाठविळें-त्याला पाहतो. ४६ मी 


जगांत प्रकाश अत्ता<आलो आहे; यासाठीश्की': प्रजवर 


विश्वास. ठेवणाऱ्या 'कोणींहि: अंभ्रारांत राहूं नये:: "४७: माशी: 


करीत ' नाही;.. कोरणसी जगता. न्याय करण्याधताठी नाहीं; 
तर जगाचे तारण करण्याफटी कालो.)रट जो'ओडा अम्हेः 
रितो.. ब. माझ्य़ा वचनांची स्वीकार-करीत नाही त्माचा 
न्याय करणारा, एक जज-आहे;':्जेधर्चन-:मी. सांगितलें 
तेंच शेवटल्या दिवशीं. त्याचा-न्यह्म: करीर. ४९ कौरण 
मीः. आपल्या. मभचें:-बोललों;नाहीं, दर मीः: काय सांधावें 
व काय बोलावें याविषयी ज्या पित्यात्ते झळा . पाठविलें 
त्यानेंच- मंत्व आला दिली आहे; ०-त्यांती: माझी. सावे 
कालिक जीवन आहे :हें मला. ठाऊक आहे; यास्तव जे 
कांही. भी'*बोलतीं- तें पित्याने : मला' : सांगितल्याप्रमाणें 


न येश शिष्यांचे पाय चुतो. 


१ वल्हांडण सणापूर्वी, या जगीतून प्रित्याकडे 


9 के जगण्याची आपली वेळ :आली आहे. हे : येशूने 

जाणिलें, आणि ह्या जगांतील स्वकीयांवर त्याचें 
प्रेम होतें तें त्याने ज्ञेवटपर्यंत - केळे. २.बिमोनाचा पुत्र 
यहूदा: इस्कर्योत- याच्या मनांत :ऱयाला बलून :यावें. असें 
सैतान घाळून चुकला होता; ३ तेव्हां. आपल्या? हातीं: 
पित्याने अवघें 'दिळें आहे; :भपण देवांब्रासूनः-आलों व 
देवाकडे जातों, डे. जाणून: मोजन. होतेवेळीं  येसू-भोज- 
नावरून. उठला; - त्याने आपळीं नाह्य वरले काढून ठेविली 


आणि रुमाल ७ स्य आय हत पाहे अगन ह म सानिका वा करस सवि घस तो गळत कमरेस बांधिला. ५ मग तो गंगाळांत 


पाणी ओतून. विष्यांचे पाय धुऊं लागळा, आणि कमरेस. 
बांघिलेल्या रुमालाने ते पुसू लागला. ६ तो शिमोन पेत्रा-. 
कडे आला, तेव्हां तो:त्याला म्हणाला, अभुजी, आपण 
माझे. पाय घुतां-काग़ ? ७ येशूने त्याला उत्तर दिलें, मी 
करितों तें तुला आतां कळत. नाही; ते पुढे कळेल. ८ पेत्र 
त्याला. म्हणाला, आपणाला: माझे पाय कधींहि धुवाक्याचे 
नाहींत.  येजूनें त्याला उत्तर. दिलें, मीं तुला न धुतले तर 


. माझ्याबरोबर तुला . वांटा. नाहीं. ९ शिमोन. येत्र - त्याला 


म्हणाळा, प्रभुजी, माझे केवळ.पायच धुऊ नका, तर हातत. 


'व-.डोकेंहि धुवा. १० येशूने त्याला म्हटलें, ज्याचे स्नान 
* झाळें,आहे त्याला पायांखेरीज दुसरें कांडी. थुण्याची. गरज 


नाहीं, तो.सवागी द्ध आहे; आणि तुम्ही झद्ध आहां; तरी 


 सदेच.-नांही. ११ कारण. आपणास धरून देणास इसम 


त्याला.-ठाऊक्र होता; यास्तव तो. म्हणाला; 'तुम्ही- सर्वच 
झुद्द नाहीं. र्‍ 

१२ मग त्यांचे पाय: धुंतल्यामंतर,..आपलीं वत्ने चढ- 
वून*पुनः- बसल्यावर त्याने त्यांस म्हटलें, मी. तुम्हांस काय 


'केळें.. हॅ: तुम्ही. समजलां काय? १३ तुम्हीं मळा गुरु व 
'प्रथु. असें संबोधन देतां; आणि तें ठीक देतां; कारण. मी 


तसाच आहे. १४ यास्तव जोमी प्रभु व युर, त्या मीं तुमचे. 


"पाय. घुतले. तर तुम्हॉहि एकमेकांचे पाय घुतले पाहिजेत. 


१७. क्रारण .जसें मी. तुम्हांस -केलें. तसें तुम्हींहि करावें 
म्हणून दुहांस कित्ता घाळून दिला आहे. . १६ मी तुम्हांस 
खचीत :खचीत सांगतो, दास आपल्या धन्यापेक्षां थोर 
नाहीं; आणि पाठविलेला पाठविणाऱ्यापेक्षां थोर नाहीं; १७ 


: यो. गोष्टीं. तुम्ही समजूनडमजून कराल तर तुम्ही धन्य 
: आहां:”:१८ मी.- तुः्दां:सर्वांविषयीं. बोलत नाहीं; जे मीं 


निवडिले ते 'मला मादह्दीत आहेत; तरी-“जो माझी भाकर 


. खातो त्यानें बंजवर क्षाफली. टाच उचलली आहे, 
' जोःशात्रळेख :आहेःतोः पूण झाला पाहिजे. १ हँ मी 


तुम्हांस आतां म्हणजे हें होण्यापूर्वी सांगतो, यासाठीं कीं 
जेव्हां हें होईल तेव्हां तुम्ही विश्वास धरावा कीं मी तो 
आहें. २ मी. तुम्हांस खचीत .खचीत सांगतों कीं मी. 
पाठवितो. त्याचा जो. स्वीकार. कंरितो तो माझा स्वीकार 


१२९२: 


१३२०-१३: 





करतो; आणि जो मला स्वीकारितो तो; ज्याने मला | देतो कॉ तुम्हीं एकमेकांवर प्रीति करावी; जक्षी मॉ 


प्राठंविलें; .त्याका स्वीकारितो. 
आपला विश्वासघात करणाऱ्याला येर्‌ 
-”२१ अंसें बोलल्यावर येशू आत्म्यांत व्याकुल झाला 
च निश्चितार्थाने म्हणाला, मी तुम्हांस खचीत खचीत 
सांगतों,: पुप्ह्षतील एक जण भला. घरून देईल. २२ तो 
कोणाविषयी : बोठतो अशा संशयाने : शिष्य एकमेकांकडे 
पाहूं लागे. २३ तेव्हां ज्याच्यावर येशची प्रीति होती 
असा त्याच्या शिष्यांतील एक जण येशूच्या उराशी 
टेकलेला होता. २४ यास्तव ज्याविषयी तो बोलतो तो 
कोण-आहे. हें आम्हांस सांग, असें शिमोन. पेत्राने त्याला 
खुणावून'म्हरलें, . २५ तेव्हां तो तसाच येशच्या उरांशीं 
टेकलेला भसतां . मागें लवून त्याला म्हणाला, प्रभुजी, 


कोण आहे? २६ येशर्ने उत्तर दिलें; ज्याला मी घास 


बुचकळून देईन तोच तों आहे. मग त्यानें धास बुचकळून 
शिमोनाचा पुत्र यहूदा इस्कर्योत याला दिला. २७ आणि 
घास दिल्यावर सैतान 'त्याजमध्यें शिरला. मग येशूने 
त्याला म्हटलें, जें तूं करणार तें. लवकर कर. २८ त्यानें 
त्याला असें कश्यासाठी सांगितलें हें भोजनास बसलेल्यांतील 
कोणाला समजलें नाहीं. २९ यहूदाजवळ डबी होती, 
यास्तव सणासाठी आपणांस. ज्या पदाथाची गरज आहे 
ते विकत ध्यावे, किंवा गरिबांस कांहीं द्यावें म्हणून 
येशूर्ने सांगितलें असेल, असें कित्येकांस वाटलें. ३० 
मग घास घेतल्यावर तो लागलाच बाहेर गेला; त्या वेळीं 
रात्र होती. 
प्रेमविषयक नवीन आक्षा 

३१ तो बाहेर गेल्यावर येशूनं म्हटलें, आतां मनु- 
व्याच्या पुत्राचे गौरव झाळें आहे आणि त्याच्याठायीं 
देवाचें गौरव झालं आहे; ३२ देव आपल्या ठायीं त्याचें 
गौरव करील; तो त्याचें लवकर गोरव करील. ३३ अहो 
मुलांनो, मी अजून थोडा वेळ तुम्हांबरोबर आहें. तुम्ही 
माझा शोध कराल; आणि जसें. मी बहूदा सांगितलें 
की: जेरेमी जातों तेर्थे: तुमच्याने येववत नोही: तसें त 
तुम्हांसहि आतां सांगतों. ३४ मी तुम्हांस. नवी आज्ञा 


तुम्हांवर प्रीति केली तक्षी तुम्हींहि एकमेकांवर प्रीति 
करावी. ३५ तुमची एकमेकांवर प्रीति असली म्हणजे 
त्यावरून सवे ओळखतील कीं तुम्ही माझे _ शिष्य 
आहा. 
पेत्र आपंलठा इनकार करणार हे येशू आधींच 
सांगतों 
३६ शि्मीन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभुजी, आपण 
कोठें जातां ? येशूने उत्तर दिलें, जेथें मी जातों तेथें आतां 
तुझ्यार्ने माझ्यामागे येववणार नाहीं; तरी ह्यानंतर येशील 
३७'पेत्रःत्याला म्हणाला, प्रभुजी, माझ्याने आपल्यामागे 
आतांच कां. येववणार नाही. £ मी. आपणासाठी आपला 
माझ्यासाठी तू॑ आपला जीव देशील १! मी तुला 'खचीत 
खचीत सांगतों, तू तीन. वेळां मला नाकारीपर्यंत- कोंबडा 
आरवणार नाहीं. न 
» पित्याकडे जाण्याचा मार्ग 
-_ “ १ तुमचें अंतःकरण अस्वस्थ होऊं नये; देवा- 
१९७४ वर विश्वास ठेवा, आणि मजवरहि विश्वास ठेवा. २ 
माझ्या पित्यांच्या घरांत राहण्याच्या जागा पुष्कळ 
आहेत; नसत्या तर मीं तुम्हांस सांगितलें असतें; मी तुग्हांसाठीं 
जागा: तयार करावयास जातों; २३ आणि मी जाऊन तुम्हां- 
साठीं जागा तयार केली म्हणजे पुंनंः येऊन तुम्दांस आपल्या- 
जवळ घेडेन; यासाठीं कीं जेथें मी आहें तेथें तुम्हींहि असावें. 
४ मी जातों तिकडचा माग तुम्हांस ठाऊकं आहे. ५ थोमा 
त्याला म्हणाला, प्रभो, आंपण कोठें जातां हें आम्हांस ठाऊक 
नाहीं;-मग आम्हांस मार्ग कसा ठाऊक असणार ६ येशू 
त्याला म्हटलें, माग; सत्य, ष जीवन मीच आहें; माझ्या- 
द्वारें आल्यावांचून पित्याजबळ कोणी जात नाहीं. ७ मी 
कोण आहें हें तुम्ही ओळखले असतें तर माझ्या 
पित्यालाहि ओळखले असतें; एंथून पुढें तुम्ही त्याला 
ओळखतां व तुम्ही त्याला पाहिलेंहि आहे. ८ फिलिप्पे 
त्याला म्हणाला, .प्रभो; पिता: आम्हांला दाखवा म्हणजे 
आम्हांस पुरे आहे. * येशूनं त्याला म्हटलें, फिलिप्पा, 
मी इतका काळ तुम्हांजवळ असून तू. मला ओळखत 


१२३ 


अ० १४:५-१५:५ 


नाहींस काय १. ज्यानें. मत्त पाहिलें आहे त्यानें 
पित्याला. प्राहिळें आहे; तर पिता. आम्हांस दाखवा 
हे. तु कते. म्हणतोस £ १० मी पित्यामध्यें व पिता 
मजमध्यें आहे असा विश्वास तूं घरीत नाहींस काय ? ज्या 
. गोष्टी मी तुम्हांस सांगतों त्या मी आपल्या मनच्या सांगत 
नाही. तर मजमध्यें राहणास...पिता : स्वतःची . कार्ये 
करितो. ११ मी वित्यामध्यें-व्‌ पिता मजमध्यें असतो, 
हॅ. माझे खरें. माना; नाहींतर माझ्या हृत्य़ांमुळें. तरी 
माझें खरें. माना. .१२ मी तुम्हांस . खचतीत खचीत 
सांगतों, , मी. जी. कृत्ये करितों तती. मजवर विश्वास 
ठेवणाराहि. करील,: आणि त्यांपेक्षां. मोठीं :-क्ररील,- कारण 
मी. पित्याकडे जातों. १३. तुम्ही. जें कांद्ीं माझ्या 
नामाने आआगाल तें मी करीन, : यासाठी कॉ. पुत्राच्या 
ठायी. पित्याचे. गोरव व्हावें. १४ तुम्ही भाझ्या: नामाने 
मजजवळ कांहीं मागाळ तर. मी तें करीन. - . 
पवित्र आत्मा मिळण्याबद्दळह वचन.  . 
१५ मजवर तुमची प्रीति. असली. तर माझ्या ' आक्षा 
पाळारु..१ ६ मी पित्याला विनंति करीन, मग तो तुम्दांस दुसरा 
कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल; त्यानें. तुः्हॉवरोबर 
सदासवैदा राहावें म्हणून. १७ .त्याला: जयाच्यानें ग्रहण 
करवतः नाहीं, कारण तें त्याला पाहत नाहीं, .अगर त्याला 
ओळखीत नाहीं; तुम्ही त्याला . ओळखतां, कारण तो 
तुम्हांकरोबर राहतो व तुम्हांमध्यें वस्ती करील. १८ मी 
तुम्हांस अनाथ असे सोडणार नाहीं; तुम्हांकडे येईन. १९ 
आतां थोडाच वेळ आहे, सग जग मला आणखी पाहणार 
नाहीं; तरी. तुम्ही मला पाहाल; . कारण सी जीवंत आहें 
आणि तुम्हीदि -जीवंत -राहाल, २० त्या..दिवशीं तुम्हांस 
समजेल कीं मी आपल्या पित्यामध्यें, तुम्दी मजमर्ष्ये व मी 
तुम्हांमध्यें आहें. २१ ज्याच्याजवळ माझ्या आज्ञा आहेत, 
व त्या जो पाळतो तोच-मजवर'प्रीति करणारा आहे; आणि 
जो मजवर प्रीति करितो त्याजवर माझा पिता प्रीति करील; 
मीहि त्याजवर प्रीति क्रीन व स्वतः त्याला व्यक्त होईन. 
२२ यहूदा ( इस्कयोंत नच्हे ) त्याला म्हणाळा, प्रभो, असें 
काय झालें की आपण स्वतः आम्हांस व्यक्त होणार आणि 
जगाला. व्यक्त होणार नाहीं १.२३ येके त्याला उत्तर दिलें, 


योहान 


कोणाचें. मजवर प्रेम असेळ तर तो माझें वचन पाळील 
आणि माझा पिता त्याजवर प्रेम करील, आणि आम्ही 
त्याजकडे येऊन त्याजबरोबर वस्ती कह. २४ मजवर 
कोणाचें प्रेम नसल्यास तो माझीं वचनें पाळीत नाहीं; जें 
वचन तुम्ही ऐकतां तें माझें नव्हे, तर ज्या पित्याने मला 
पाठविलें त्याचें आहे. , 

२५ मी तुम्हांजवळ राहत असतांना तुम्हांस या गोष्टी 
सांगितल्या आहेत. २६ तरी ज्याला पिता माझ्या नामाने 
पाठवील तो कैवारी. म्हणजे पवित्र आत्मा तुम्हांस सवे 


-क्षिकवील आणि ज्या. गोष्टी मी तुम्दांस सांगितल्या त्या 


सर्वांची तुम्हांस आठवण. देईल. २७ मी तुम्हांस शांति 
देऊन ठेवितो; आपली शांति तुम्हांस देतों; जसें जग. देतें 
त्से मरी तुम्हांस देत नाहीं. तुमचें अंतःकरण अस्वस्थ अगर 
भयभीत होऊं नये. .२८ मी जातों आणि तुम्हांकडे येईन, 
असें जें मीं तुम्हांस सांगितलें तें तुम्ही ऐकले. मजवर 
तुमची प्रीति असती तर मी पित्याकडे . जातों . म्हणून 
ठुम्हांठा आनंद वाटला असता; कारण माझा पिता मजपेक्षां 
थोर आहे. २९ तें होईल तेव्हां तुम्ही विश्वास धरावा, 
म्हणून .तें होण्यापूर्वी आतां मीं तुम्हांस सांगितलें आहे. 
२० यापुढें मी तुम्हांबरोबर फार बोलणार नाहीं, कारण 
जयाचा अधिकारी येतो; तरी मजमर्ध्ये त्यांचें कांही नाहीं. 
३१. परंतु मीं पित्यावर प्रीति करितों आणि पित्याने जक्ली 
मला आज्ञा दिली तसें करितों, हें जगाने ओळखावे म्हणून - 
असें होतें. उठा, आपण येथून जाऊं. 
द्राक्षवेल आणि शाखा 
१ मी खरा द्राक्षवेल आहे आणि माझा बाप 
च धर माळी आहे. २ माझ्यांतीलळ फळ न देणारा 
प्रत्येक फाटा तो. काढून टाकितो;. आणि फळ 


देणाऱ्या फाट्याला अधिक फळ यांने म्हणून तो त्या 


प्रत्येकाला साफसूफ करितो. ३ जें वचन मीं तुम्हांस सांगि- 
तलळें त्यामुळें तुम्ही आतां शुद्ध झालांच आहां. ४ तुम्ही 
मजमर्ध्ये राहा, आणि मी तुम्हांमध्यें राहतो. जसें. फाटा 
वेलांत राहिल्यावांचून त्याच्याने आपल्याआपण फ़ळ देव- 
वत नाहीं त्से मजमध्यें राहिल्यावांचून पुम्हांलाहि. देतां 
येणार नाहीं. ५ मी वेल आहें, तुम्ही फाटे आहां; जो 


वर्ड 


भ० १५;:५-१६>७ 





:मैजमध्येःआहत्तो आणि मी त्याजमध्यें राहतो. तो. पुष्कळ । करिते. २० दास घन्यापेक्षां मोठा नाहीं.असें जे वचन मीं 
फळ 'देतोः:कारण मजपासून वेगळे असल्यास, तुम्हांला , तुम्हांस सांगितलें त्याची आठवण करा. ते : माझ्या -पाहीस 


'कींदी ; करितां: येत. नाहीं. ६ कोणी मजमध्यें राहिला नाहीं 
"ज्र खाला:फात्याप्रमाणे बाहेर टाकितात, व तो वाढून 
ज्ञातो; मग. त्यांस. गोळा करून अभींत टाकितात व ते 
जळून जातात. ७ तुम्ही मजमध्यें राहिला व माझीं वचनें 
'मुम्दांमध्दे.सहिळीतर :जें कांहीं तुम्हांस. पाहिजे असेल तें 
मागा म्हणजे. तें. तुम्हांस प्रास होईल. ८ तुम्हीं विपुल फळ 
विल्यानें पित्याचे गौरव होतें; आणि तुम्ही. माझे शिष्य 


बहाल. :९:/जशी' पित्याने मजवर प्रीति-केली तशी मीहि. 


सुम्दांवर प्रीति केली आहे; तुम्ही माझ्या प्रीतींत राहा, 
१9०:जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतींत 


शराहतों तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळांठ तर माझ्या प्रीतींत : 


रहाल. ११. माझा आनंद तुम्हांमप्यें असावा व तुमचा आनंद 
परिपूर्ण व्हावा म्हणून मीं तुम्दांस या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 
१२जशी मीं तुम्हांवर प्रीति. केली तशी तुम्हीं एकमेकांवर 
श्रीति करांवी अशी माझी आज्ञा आहे. :43 ३ आपल्या मित्रां- 
करितां आपल्म प्राण द्यावा यापेक्षां कोणाची. प्रीति मोठी 


नाहीं. १४ मी तुम्हांस जें कांहीं सांगंतों तें तुम्ही कराळ 


सैर तुम्ही साझषे मित्ञ आहां::14५ मी आतांपासून तुम्हांस 


दास म्हणत नाहीं; कारण धनी काय करितो तें दासाला 


डाऊक नसर्से; परंतु मीं तुंम्दांस मित्र म्हटलें आहे, कारण 
जें कांहीं मी. आपल्या पित्यापातून 'ऐकून- घेतलें तें सवे मीं 
तुम्हांस: कळबिळें आहे. १६. तुम्ही 'मत्म निवडिळें नाहीं 
सर मीं तुम्हांस निवडिळें ब तुम्हांस नेमिले आहे, ह्यांत हेतु 
हा कीं तुम्दीं जाऊन कळ द्यावें व तुमचें फळ टिकार्वे; आणि 
जें कांहीं तुम्ही माझ्या नामाने पित्याजवळ मागाल तें त्यानें 
सुम्हांस द्यावें. 
जग वब सत्याचा आत्मा . 

१७ तुम्हीं एकंमेकांवर प्रीति करावी म्हणून मी. तुम्हांस 
ह्या आज्ञा करितों. १८ जग तुमंचा द्वेष करिते, -तर तुमचा 
द्वेष करण्यापूर्वी त्यानें माझाहि केला हें तुम्हांस माहीत 
आहि. १९ तुम्ही. जगाचे असतां तर जथाते स्वकीयांवर 
प्रीति. केली असती; परंतु. तुम्ही जगाचे नाहीं; मीं 
तुम्डांस जगांतून निवडिळें आहे, म्हणून जग तुमचा देव 


लागले तर तुमच्याहि. पाठीस लागतील; त्यांनी माझें कन 
पाळिळें तर तुमचेंहि प्राळितील; : २१ परंतु. ते माझ्या 
नामाकरितां हें सवे तुम्दांला: करितील, कारण: ज्यानें मळा 
प्राठविळें त्यास ते ओळखीत नाहींत. ९२ मी आलों 
नसतों व. त्यांच्यात्ररोब्रर बोललो. नसतों तर त्यांच्याकडे 


तपाप नसतें; परंतु आतां. त्यांस आपल्य़ा पाप्राविषयीं, निमित्त 


“सांगतां येत नाहीं. २३ जो माझा देष.करितो. तो माझ्या 
पित्याचाहि द्वेष करितो. २४ जीं:कार्मे दुसऱ्या कोणीं केलीं 
-मनाहींत तीं मीं त्यांच्यामध्यें केलीं नसतीं-. तर- त्यांच्याकडे 
पापे नसतें, परंतु आतां त्यांनी :मंला ब..माझ्या पित्यालाहि 
पाहिलें आहे ब आमचा द्वेष केला 'आहे. २५. तथापि 
“बिनाकांदण त्यांनीं माझा द्वेष केला ” असें जें वचन त्यांच्या 
शा्लांत-लिदिलें आदे तें पूर्ण व्हावे. म्दणून हें असें होतें; 
*२६ परंतु जो पित्याम्रासून भ्रिघतो, ज्याला मी. पित्यापासून 
तुम्हांकडे. पाठवीन असा कैवारी म्हणजे सत्याचा आहत्मा 
येडे तेव्हां तो मजविषयी साक्ष देईल; २७ आणि तुम्हीहि 
साक्ष द्याल, कारण आरंभापासून तुम्ही मजबरोबर असत 
्ञालं :आहा. 
१ तुम्ही अडशळूं नयेगदणून मीं तुम्हीत था गोष्टी 
१६६ तागितत्या आहेतः- २ .ते तुम्दांस. संभाबहिष्छत 
"८. “क्वेरितील; इतकेंच नाहीं तर अश्नी वेळ येत आहे 
कीं जों कोणी चुसंन्यी औवं घेईल त्याला आपण देवाला 
सेबा. अपेण करितो असें. वाटेल. ३ ते असें करितील, 
कारण त्यांनीं: पित्याला. व मंलाहि ओळखिळे नाही. 
४ मीं तुम्दांस'ह्या गोष्टी अशासाठी सांगितल्या कीं त्यांची 
वेळ आली म्हणजे त्या मीं तुम्हांस सांगितल्याची आठवण 
व्हावी. ह्या गोष्टी मी प्रारंभापासून तुम्हांस सांगितल्या 
नाहींत; कारण 'मी तुम्हांबरोबर होतों; ५ परंतु ज्यानें मला 
पाठविळें. त्याजकडे मी आंतां जातों; आणि तुम्ही कोठें 
जातां. असें तुम्हांतीळ कोणी मला विचारीत नाहीं, ६ या 
गोष्टीं मीं तुम्हांस सांगितल्या आहेत म्हणून तुमचें अंत:- 
करण खेदाने भरळें आहे. ७ तरी मी तुम्हांस खरी गोट 
सांमतों; मीं जावें हे. तुम्हांस हितकारक आहे; मी-न गेलों 


१२९५७ 


अ० १९५७-२३ क. योहान 


तर कैवारी तुम्हांकडे येणार नाहीं; मी गेलों तर त्याला 
तुम्हांकडे पाठवीन. «. तो येऊन पापाविषयीं, धोर्मिकते 
विषयीं व न्यांयनिवाड्यांविषयीं जगाची खातंरी करील. ९ ते 
मजवर विश्वास ठेवीत नाहींत यावरून पापाविषयी; १० 
.मी पित्याकडे जातों आणि पुढें तुम्हांस मी दिसणार नाहीं 
- 'यावरून धार्मिकतेविषयीं; ११-आणि या जगाच्या अधि: 
कोऱ्याचा न्याय केला आहे. यावरून. न्यायनिवाड्याविषयीं. 
१९-मलाःअद्यापि बहुत गोषी तुम्दोंस सांगावयाच्या आहेत, 
परंतु आरता.तुमच्यानें त्या सोसवणार नाहींत; १३ तरी तो 
सत्याचा आत्मा येईल तेव्हां तो तुरम्हांत मार्ग दाखवून सवे 
सत्यांत नेईल; कारण तो आपल्या स्वतःचें सांगणार नाहीं; 
वेर जें. कांहीं ऐकेल, तेंच सांगेल, आणि होणाऱ्या गोष्टी 
तुम्हांस विदित करील. १४ तो माझें गोरव करील; कारण 
जे माझें आहे त्यांतून घेऊन तें तुम्हांस विदित करील. १५ 
जें कांही 'पित्याचें आहे. ते संवे माझें आक्े; म्हणून सी 
म्हणालो कीं जे माझें आहेत्मांतून घेऊन ते तुम्हांस विदित 
. करील. वी 






पंरंतु बालक जन्मल्यावर मनुष्य जगांत जन्मल्याचा जो 
आंनंद होतो त्यामुळें तिला त्या क्रेशाची आठवण होत 
नाहीं.. २२ याप्रमाणें तुम्हांस आतां. दुःख झाळें आहे; तरी 
भी तुम्हांस पुनः: पाहीन, आणि तुमचें अंतःकरण आनंदित 
होईल; तुमचा आनंद तुम्हांपासून कोणी काहून घेणार 
नाहीं. २३ त्या दिवशीं तुम्ही माझ्याजवळ कांहीं मागणार 
नाहीं. मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों कीं तुंम्ही पित्या. 
जवळ कांहीं मागाल तें तो तुम्हांस माझ्या नांवानें देईल. 
२४ तुम्हीं अजून माझ्या नांवाने कांही मागितळें नाही 
मांगा . म्हणजे तुम्हांस मिळेल, यासाठीं कीं. तुमचा आनंद 
परिपूर्ण व्हावा. 

२५ या गोष्टी मीं तुम्हांस दृष्ांतरूपाने सांगितल्या 
आहेत; मी तुम्हांबसेबर द्टांतर्पानें आणखी बोलणार 
नाहीं, तर पित्याविषयीं तुम्हांस उघड सांगेन. अक्षी 
घटका येत आहे. २६ त्या दिवशीं तुम्दी माझ्या 
नांवाने मागाल; आणि मी  तुम्दांसाठीं पित्याजवंळ 
विनंति करीन, असें मी तुम्हांस म्हणत नाही; :२९७ 
कारण पिता स्वतः . तुम्हांवर प्रीति करितो, कारण 
तुम्ही मजवर प्रीति. केली आहे, आणि मी. पित्या 
पासून आलो असा विश्वास धरिला आहे. ९८ मी 
पित्यापासून निघून जगांत आठी आहें; पुनः अग 
सोहून पित्याकडे . जातों. २९ त्याचे . शिष्य म्हणाले, 
पाहा, आतां आपण उघड बोलतां, कांहीं दृ्ंत सांगत 
नाहीं. ३०. आतां 'आम्हांस कळलें कीं आपणाला 
सवे ठाऊक आहे, ' म्हणून कोणीं आपणाजवळ मागावे 
अक्षी आपल्याळा गरज नाहीं; यावरून आंपण देवा- 
पासून आल्य असा आम्ही विश्वास धरितो. ३१ येशूने 
त्यांस उत्तर दिलें, आतां तुम्ही विश्वास धरितां काय £ 
३२ पाहा, अशी धटका येते, किंबहुना आली आहे 
कीं. तुमची दाणादाण होऊन तुम्ही सर्वे आपापल्या घरी 
जाल व मला एकटे सोडाल; तरी मी एकटा नाहीं, 
कारण पिता मजबरोबर आहे. ३३ या गोष्टी मीं 
तुम्हांस अझ्ासाठीं सांगितल्या आहेत कीं माझ्या ठायीं 


१६ थोडक्य़ा वेळाने तुम्ही मल्य पाहणार. नाही; आणि 
पुनः थोडक्या वेळाने तुम्ही संल -पाहाळ.: १७ यावरून 
त्याच्या 'विष्यांपैकी कित्येक एकमेकांस म्हयाले, हा आर्म्दास 
म्हणतो, थोडक्या वेळाने तुम्ही मळा पाहणार नाहीं आणि 
'पुनः थोडक्या वेळानें तुम्ही मला पाहाल; ह्याचें कारंण मी 
पित्याकडे जातो : असें जें तो. आम्हांस म्हणतो तें काय £ 
१८ ते म्हणाले, थोडक्या वेळाने असें जें ह्य. म्हणतो तें. 
काय १ तो काय म्हणतो हें आम्हांस समजतः नाहीं. . १९ 
आपणाला विचारावे असें त्यांच्या मनांत आहे. हें. ओळखून 
येशलें त्यांस म्हटळें, थोडक्या वेळाने तुम्ही मरा पाहणार 
नाहीं आणि पुनः थोडक्या वेळानें तुम्ही मला पाहाल, हें 
जें मी म्हणालो त्याविषयी तुम्ही एकमेकांस विचारितां काय 
२० मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों कीं तुम्ही रडाल व 
शोक कराल तरी जग आनंद करील; तुम्हांला दुःख होईल, 
तरी तुमच्या दु:खाचा. आनंद' होईल. “२१. स्री. प्रसूत होते । तुम्हांस शांति मिळावी. जगांत तुम्हांस छेदा होतील 
तेव्हां तितर दुःख होतें, कारण तिची घटका.आडेंली असते; ' तरी धीर धरा; मीं जगाला जिंकिळें आहे. 

१२६ 


योहान अ० १७४१-२६ 


ी झाला नाहीं; यासाठीं कीं . शाख्लेख पूणे व्हावा; १३ 
'येश्ची मरार्थना पण आतां मी तुजकडे येतों; आणि त्यांच्याठायी माझा 
१ या गोष्टी बोलल्यावर येश्वने वर आका- | आनंद परिपूर्ण व्हावा. म्हणून मी जगांत या गोष्टी 
'६ (७ झ्ञाकडे दृष्टि लावून म्हटलें, हे पित्या, वेळ | सांगतों. १४ मीं तुझें वचन त्यांस दिळें आहे; जगाने 
आली आहे; पुत्राने तुझें गौरव करावें म्हणून । त्यांचा द्वेष केला; कारण जसा. सी जगाचा नाहीं 
तू: आपल्या पुत्राचे गौरव कर; २ जे तूं त्याला | तसे तेहि जगाचे नाहींत: १५ तूं त्यांस जगांतून 
दिे आहेत त्या सर्वास त्याने सावैकालिक जीवन द्यावें, | काहून ध्यावें अशी मी विनंति करीत: नाहीं, -तरः तूं 
यासारठ!... तूं. मनुष्यमात्रावर त्याला अधिकार दिलाच । त्यांस वाइटापासून . राखावे. अशी. विनंति करितों.:..१६ 
आहे. ३ :सावेकालिक जीवन हेंच आहे की त्यांनी, | जसा मी. जगाचा नाहीं तसे तेहि जगाचे. नाहींत. 
जो. तूं. एकच सत्य देव त्या तुला, व॒ ज्याला तूं | १७ तूं सत्यांत त्यांस पवित्र कर; तुझें वचन :हेंच 
पोठविलें, त्या येश्व लिस्ताला ओळखावे. ४ जें काम | सत्य आहे. १८ जसें तू मला जगांत पाठविळें-:'तसें 
सूं मला करावयास दिलें ते समाप्त करून मीं एथ्वीवर । मींहि त्यांस जगांत पाठविलें. १९ मी त्यांच्यासाठी 
तुझें गौरव केळें आहे. ५ तर आतां हे. पित्या, जग | स्वतःला अर्पून पवित्र करितों, यासाठी कॉ त्यांनींहि 
होण्यापूर्वी जें माझें गौरव तुझ्याजवळ. होतें त्याच्या- | खरें खरें पवित्र व्हावे. २० मी त्यांच्यासाठी केवळ 
योगें तू. आपणाजवळ माझें गौरव कर. . ६ जीं मनुष्ये | नाही, तर त्यांच्या वचेनावरून जे मजवर विश्वास ठेवि- 
जगांतून तूं मळा दिलीं त्यांस भीं तुझे नाम प्रगट | तात. 'त्यांच्यासाठींहि विनंति करितों; २१ यासाठीं कीं 
केलें; ते तुझे होते आणि तृ ते मला दिले; आणि । त्या . संवोनीं एक व्हावें; हे पित्या, .जसा तूं. मजमध्यें 
त्यांनीं तुझें वचन  पाळिळें आहे. ७ आतां त्यांस | व मी तुजमध्यें तसें. त्यांनींहि -. आम्हांमध्यें . व्हावें, 
समजलें आहे कीं जें कांहीं तूं मला दिलें आहे तें | यासाठीं कीं तूं मला पाठविलें... असा विश्वास जगाने 
सब तुजपासून आहे. ८ कारण जीं वचनें तू मला | धरावा. २२ तूं जें गौरव मला दिलें आहे तें मीं 
दिलीं तीं मीं त्यांस दिलीं आहेत; त्यांनीं तीं घेतलीं, | त्यांस दिळें आहे, यासाठीं कीं जसें आप्रण एक आहों 
मी तुजपासून आलों हें त्यांनी खरोखर ओळखिलें : तसें त्यांनींहि एक व्हावें; २३ म्हणजे मी. त्यांजमध्यें 
आणि तूं मठा पाठविलें असा त्यांनीं विश्वास धरिला. | व- तूं मंजमध्यें; यासाठीं की. त्यांनी एक होऊन . पूर्ण 
९ त्यांजसाठी मी विनंति ' करितों; मी जगासाठी | व्हावें आणि : त्यावरून जगाने समजून घ्यावें की तूं 
विनंति करीतं नाहीं, तर जे. तू मला दिले - आहेंत | मला. पाठविले, ' आणि जदली तूं मजवर प्रीति केली 
त्यांजसोठी; कारण ते तुझे आहेत. '१० जें माझें तें । तशी. त्यांजवरहि . प्रीति केली. . २४ हे पित्या, माझी 
.संबे तुझें आहे, आणि जें तुझें ते माझें आहे; ; अश्ली इच्छा आहे. कीं तूं. जे. मला दिलेले. आहेत 
आणि त्यांच्याठायी माझें गौरव झाळें आहे. ११ ! त्यांनींहि जेथे मी आहें तेथें मजजवळ. असाद; 'यासादी .. 
यापुढें मी जगांत नाही, ते जग्रंत आहेत; मी | कीजे “माहे: गौरव. तू मला . दिलें. आहे:..ते:.त्यांनीं. . 
तुजकडे येतों. हे. पवित्र पित्या; तूं. मला दिलेल्या | पाहावें; "कारण जगाच्या :स्थांपनेपूर्वी तूं. मजवर प्रीति 
आपल्या नामांत त्यांस राख, यासाठीं कीं जसें आपण । केली. २५ हे न्यायंसंपन्न पित्या, जगाने तुला ओळखिलळें 
एक आहों. तसें त्यांनी एक .व्हावें. १.२ जोपर्यंत. मी । नाहीं, मीं तुळा ओळखिलें; आणि तूं. मला पाठविलें असें 
त्यांजवरोबर . होतों तोंपर्यंत तं. मळा दिलेल्या आपल्या । ह्यांनी ओळखिटें. २६. सों तुझें नाम त्यांस कळविळें आणि 
नामांत मीं, त्यांस राखिले; मीं त्यांचा संभाळ केला, | कळवीन; यासाठीं कीं. जी प्रीति. तूं मजवर केली. ती 
आणि नाशांच्या पुन्नाशिवाय त्यांच्यांतून कोणाचा नाश । त्यांजमध्यें असावी आणि मीं त्यांजमध्यें असावें. 
र । १२७ 





अ० १८३१-२९ 


येशला अटक करतात त 

१ हे बोढल्यावर : येश्व. आपल्या शिष्यां 
१८८ उद्या किद्रोन ओहळाच्या फ्ल्लीकडे गेला, तेथें 
बाग होता, त्यांत तो व त्याचे विष्य गेले. 
२ ही जागा त्याठा घरून देणारा यहूदा यालाहि 
ठाऊक होती; कारण येद्य' आपल्या दिष्यांसहित 
तेथें वारेवार जात असे. ३ तेव्हां मुख्य याजक व परूक्षी 
यांजपासून पलटण व क्षिपाई मिळाल्यावर यहूदा फाणस. 
मशाली व हत्यारें घेऊन तेथें आला. ४ ये. आपणावर 
जें कांहीं. येणार ते. सवे जाणून . बाहेर आला आणि त्यांस 
म्हणाला, तुम्ही कोणाचा झोघ करितां £ ५ त्यांनीं त्याला 
उत्तर दिलें की - नासरेथकर येशचा. तो त्यांस म्हणाला, तो 
उभा होता; ६ तो मी आहें, असें तो म्हणतांच ते मागें 
हढून भूमीवर पडले. ७ तेव्हां त्यानें त्यांस पुनः विचारिळें, 
कोणाचा - शोध करितां ते म्हणाले, नासरेथकर येशूचा 
८ येने. उत्तर दिलें, तो मी आहे असें मी. तुम्हांस 
सांबितलं, माझा शोध करीत असलां तर यांस. जाऊं द्या 
९ जे तूमला दिळे आहेत. त्यांतून एकहि मीं हृरविला 
नाहीं, असें जें कवन तो बोलला तें 'पूरणे न्हावें म्हणून हें 
झालें. १० दिमोन पेत्राजवळ तरवार होती, .ती त्यानें 
उॅफ्तून प्रसु्ष याजकाच्या दासावर चालविली भाोणि त्याचा 
उजवा कान कापून टाकिला; त्या दासाचें. नांव मल्ख 
होतें,. ११ येशू 'पेत्राहा म्हणाळा, तरवार. म्यानांत घाड; 

पित्वानें जो प्यांठा मला दिला तो मीं पिकं .नये.काय£ 
१२'मंग परटण, हजारांचा सरदार वः यहूर्थांचे विषार 
येशूला घरून बांधिले. १२ आणि त्याला प्रथबं 
_ दताकेंडे नेले: कारेण, कंयफा जो त्या वर्षी प्रेसुखःयाजक 

होता त्यांचा हो सासरा होता.. १४ एका .मनुष्माने 

बदल सरोवें हें हितावह आहे. अशी ज्यानें यहुद्यांस ससंरूत 


१५ श्रिमोन पेत्र व दुसरा एक शिष्य हे येंशच्या मागे 
खालळे. तो शिष्य प्रमुख याजकाच्या ओळेंलीचा होता 
आणि तो. येद्ववरोबर प्रमुख याजंकाच्या* वाड्यांत गेला. 


योहान 


१६ पेत्र दाराजवळ बाहेर उभा राहिला होता. यास्तव 
जो दुसरा शिष्य प्रमुख याजकाच्या ओळखीचा होता त्यानें 
बाहेर येऊन व द्वारपालिकेला सांगून पेत्राला आंत नेळें. 
१७ यावरून ती तरुण द्वारपालिका पेत्राला म्हणाली, तुंहि 
त्य़ा माणसाच्या शिष्यांतील आहेस काय १ त्याने म्हटले, 
मी नाहीं. १८ तेव्हां थंडी होती, म्हणून दास व शिपाई 
हे कोळशांचा विस्तव पेटवून शेकत उभे राहिले होते; 
आणि त्यांच्याबरोबर पेत्रेहि उभा राहून शेकत होता. 

१९ तेव्हां प्रमुख याजकाने येखला त्याच्या शिष्यां 
विषयीं व त्याच्या शिकवणीविमर्यी विचारिलें. २० येशून 
त्याला उत्तर दिठें की, मी जगासमोर उघड बोललो आहें 
जेथें सभास्थानांत व मंदिरांत सवे बहूदी. दिळतात तेथें 
मीं नेहमीं शिक्षण दिलें; गुप्तपणे कांहीं बोललो नाहीं. २१ 
मला कां विचारितोस ? मी काय बोठलो हें ज्यांनी ऐके 
आहे. त्यांस विचार; पाहा, मी जें बोललों तें त्यांस. ठाऊक 
आहे. २२ त्यानें असें म्हटल्यातर जवळ उभा राहणारा एंक 
शिपाई येशूला चपडाक मारूत म्हगाळा, तूं प्रमुख याजकाला 
असा जबाब देतोल काय? २२ येद्यर्न त्याला उत्तर दिटें 
भी वाईट बोललो असलो तर त्या वाइटाविषयीं साक्ष दे. 
बरें बोललो. असलों तर मला कां मारितोस ? २५ तेव्हां 
हन्भाते त्याला प्रमुख झाजक कयफा. याजकडे बांघळेळेंच 
पाठविलें. 


* २५ श्रिमोन पेत्र शेकत उभा राहिला होता. ते त्याला 
म्हणाले, तूंहि त्याच्या शिष्यांतील आहेस काय £ तो 
नाकारून बोलला; मी नाहीं. २६. मग ज्याचा कान .पेत्राने 
कापून टाकिला होता त्याचा एक नातलग प्रमुख याजकाच्या 
दासांपैकी एक होता; तो म्हणाला, मीं तुला त्याच्याबरोबर 
बागांत नाही” का पाहिलें १ २७ पेत्रानें पुनः नाकारिठें; 
आणि तेव्हांच कोंबडा आरवला 

* _ रोमी सुभेदार पिलात याजपुढे येशू 

7 २८ नैत्तर त्यांनीं येशूला. कयफाच्या एथून कचेरीत 
नेडे; -तेव्ही सकाळ होती; अग आपणांस विटाळ होऊं 
नये, वल्हांडणाचें भोजन करितां यावें, म्हणून ते ह्वतः 
कचेरीत गेळे नाहींत;' २९ यास्तव पिलात त्यांजंकडे बाहेर 
येऊन म्हणाला, तुम्ही या मलुष्यावर काय आरोप आणिता; 


ब्च्ट 


गोगन 


अ० १८:३०-१९४१६ 





३. त्यांनी -त्यात्य उत्तर दिलें, तो दुष्कर्मी नसता तंर 
आम्ही त्याला तुमच्या स्वाधीन केलें नसर्ते. २१ पिलाताने 
त्यांस म्हटले, तुम्हीच त्याला घेऊन आपल्या शाक्षाप्रमाणें 
त्यांचा न्याय ठरवा. यहूदी त्याला म्हणाछे, कोणाचा जीव 

घेण्याचा ऑम्हांला. अधिकार नाहीं; ३२ आपण कोणत्या 
मरणाने मरणार हें कळवितांना येथूर्ने जें वचन सांगितलें 
होतें तें पूर्ण व्हावें म्हणून असें झालें. . 

३३ यास्तव 'पिलात पुनः कचेरीत गेला, आणि येशूला 
बोलावून म्हणाला, तूं यहूद्यांचा राजा आहेस काय £ ३४ 
येशने उत्तर दिलें, तू आपण होऊन हें म्हणतोस, किंवा 
दुसऱ्यांनी तुला मजविषयीं सांगितलें £ ३७ पिलातानें उत्तर 
दिळें, मी यहूदी आहिं काय ? तुझ्याच लोकांनीं व मुख्य 
याजकांनों तुला माझ्या स्वाधीन केलें; तूं काय केलेस १ ३६ 
येशरने उत्तर दिळें, माझें राज्य या जगाचें नव्हे; माझें राज्य 
या जगाचें असतें तर मीं यहूद्यांच्या स्वाधीन होऊं नये 
म्हणून माझ्या शिपायांनी लढाई केली असती, परंतु माझें 
राज्य एथलें नव्हे. ३७ यावरून पिढात त्याला म्हणाला, 
तर तूं. राजा आहेस काय येशूने उत्तर दिलेंकीं मी 
राजा आहें असें तूं म्दणतोस. मी यासाठीं जन्मलो आहें 
व यासाठीं जगांत आलों आहे कीं मीं सत्याबिषयीं साक्ष 
द्यावी. जो कोणी सत्याचा आहे तो माझी वाणी ऐकतो. 
३८ पिलात त्याला म्हणाला, सत्य काय आहे? 

असें बोलून तो पुन: यहूद्यांकडे बाहेर जाऊन त्यांस 
म्हणाला, याच्याठायी मला कांहीं अपराध दिसत नाहीं. २९ 
पण वल्हांडणांत मीं तुम्हांसाठी एका इसमाला सोडावे 
अशी तुमची रीत आहे; म्हणून मीं तुम्हांसाठी गहृद्यांच्या 
राजाला सोडावें अश्ञी तुमची इच्छा आहे काय£ ४० 
तेन्दां ते पुनः ओरहून म्हणाळे, याला नको, तर बरब्बाला 
मोडा. वरव्वा हा एक लरारू होता. 

पिलात यहृद्यांपुढे दवून जातो 
१ नंतर पिलातानें येशूला घेऊन फटके मार- 
५९ विळे. २ शिपायांनी कांट्यांचा मुगूट गुंफून त्याच्या 
मस्तकावर धॉतला व जांभळें वश्न त्यास पांघरविर्ले; 
३ आणि ते त्याजकडे येऊन म्हणाले, हे यहूद्यांच्या राजा, 
तुझा जयजयकार असो ! मग त्यांनीं त्याला चपडाका 


मारिल्या. ४ तेव्हां पिलाताने पुनः बाहेर जाऊन त्यांस 
म्हटलें, पाहा, त्याच्या ठायीं मला कांहीं अपराध दिसंत नादी 


“हें तुम्हांस कळावें म्हणून मी त्याठा तुम्दांकडे'चंदिर' झाणिततों. 


७ यास्तव येशू कांग्यांचा मुगूट वः जांभळे वसत घातलेलं. . 
असा बाहेर आला आणि 'पिलात त्यांस म्हणाला, पाहा . 
हा मनुष्य ! ६ मुख्य याजक व त्यांचे शिपाई त्याला पाहून 
ओरडून म्हणाले, ह्याला वधस्तंभाशी खिळा, वधस्त॑माशीं 
खिळा. पिलात त्यांस म्हणाला, तुम्हीच त्याला घेऊन वघ- 
स्तंभाशीं खिळा कारण मला त्यॉच्या ठायीं अपराध दिसत 
नाहीं. ७ यहूद्यांनीं त्याला उत्तर दिलें, आम्हांस शक्र आहे, 
आणि त्या शाक्ताप्रमाणे ह्यानें मेळें पाहिजे, कारण ह्याने 
स्वतःला देवाचा पुत्र केलें. ८. यास्तव पिलात हें बोलणें 
ऐकून अधिकच भ्याला; ९ आणि तो पुनः कचेरींत जाऊन 
येला म्हणाला, तूं कोठला आहेस ? परंतु येशूने त्यांला 
उत्तर दिलें नाहीं. १० यास्तव पिढातानं त्याला म्हटलें, तूं 
माझ्याबरोबर बोलत नाहींस काय ? तुला सोडण्याचा अधि- 
कार मला आहे, व तुला वधस्तंभावर खिळण्याचा अधिकार 
मला आहे हें तुला ठाऊक नाहीं काय ? ११ येशनें उत्तर 
दिळें, तुला वरून अधिकार देण्यांत भाला नसता तर मज- 
बर तो मुळींच चालला नसता; यास्तव ज्यानें मला तुझ्या 
स्वाधीन केलें त्याचें पाप अधिक आहे. १२ यावरून 
पिलांतानें त्यास सोडविण्याची खटपट केली; परंतु यहुदी 
आरडाओरड करून म्हणाले, तुम्ही याला सोडिले तर 
तुम्ही कैसराचे मिश्र नाहीं; जो कोणी आपणाला राजा 
करितो तो कैसराचा बिरोध करितो. १३ हे दाब्द ऐकून 
पिलातानें येशूला बाहेर आणिलें भाणि इब्री भाषेत गब्षाथा 
म्हणजे फरसबंदी ह्या नांवोच्या नागीं तो. न्यायासनावर बसशा, 
१४ तेव्हां बल्हांडणाच्या तयारीचा दिभस असून सुमारें 
सहावा तास होता; तेव्हां त्यानें यहृद्यांस म्हटळें, पाहा 
ठुमचा राजा ! १५ यावरून ते ओरडले, त्याची वाट लावा, 
त्याची वाट लावा; त्याला वधस्तंभावर खिळा. पिलात 
त्यांस म्हणाला, मीं तुमच्या राजाला वधस्तंभावर खिळावे. 
काय? मुख्य याजकांनी उत्तर दिलें कीं कैसरावांचून 
आम्हांस कोणी राजा नाहीं. १६ मग त्याने त्याला वधत्त- 
भाशीं खिळण्याकरितां त्यांच्या स्वाधीन केटें. 


र १२९ 


अ« १९; १७-ड |: 





-. येश्ला वघस्तंभाळा खिळणे . .. 

-१७ त्यांनी येशळछा आपल्या ताब्यांत घेतलें; आणि तो 
आपल व्रत्तंभ: स्वतः: बाहूत 'कवटीचें स्थान म्हटलेल्या 
जागीं गेला;..त्या जागेला -इजी भाषेत : युल्गुथा म्हणतात; 
१८ तेथें त्यांनीं त्याला व त्याजबरोबर दुसर्‍या दोषांला, 
एकाठा एका बाजूस, व. एकाढा- दुसर्‍या बाजूस आणि 
येथला मध्यें, असें .वघस्तंभावर : खिळिठें. १९ पिळातानें 


दोषपत्रकहि. लिहून. वधस्तंभावर लाविलें; त्यांत यहुद्यांच्य 


राजा नाखलोरी येद_ असे लिहिले होते, २० येथला 
: वधघत्तभाजी. खिळिलें ते. स्वळ नगराच्या जवळ होर्ते, 
म्हणून पुष्कळ गरहूयांनीं ते. दोषपेत्रक वाचिलें. ते इत्री, 
रोमी:.व हेहेणी. या-भाषांत लिहिलें. होते. २१ आस्तव' 
यहूद्यांचे मुश््य याजक पिलाताला म्हणाळे, यहूद्यांचा राजा 
असें. लिहू नका, -तर मी यहूद्यांचा राजा आहें असें त्याने 
म्हटले, असें लिहा. .२२ पिलातानं:उत्तर दिलें, मीः:लिहिलें 
तें लिहिळ. 

२३ : दिपायांनीं येशला :वधस्तभावर खिळिल्यानंतर 
त्याचीं वृक्लें घेतलीं आणि एकएका शिपायाला :एकएक 
विभाग असे त्यांच चार विभाग केले; त्यांनीं. अंगरखाहि 
घेतला; त्या अंगरख्याळा शिवण'. नसून तो वरपासून खाल- 
पर्यंत. सबंध विणिलेला होता. २४- यास्तव: ते एकमेकांस 
म्हणाले, .हा. आपण फाडू नये, तर कोणाला ग्रेईल हे. चिठ्या 
यकून-पाहू; हें यासाठी झालेंकी . .. 

त्यांनी-साझीं वलन आपसांत 'वांठून घेतलीं 

आणि महईय्रा पेहरावावर 'चिक्या- टाकिल्या 


येश्वनें झाळलेख पूर्ण व्हावा म्हणून, मळा तहान लागल. 
आहे, असें म्हटलें. २९ : तेथें आंब. भरून ठेवलेळें एक 
भांडे . होतें; म्हणून त्यांनी आंब भरलेला स्पंज एजोबाच्या 
काठीवर . बसवून त्याच्या तोंडाला लाविला. ३० येझूनें 
आंब घेतल्यानंतर, पूर्ण झाळें आहे, असें म्हटलें;-आणि 
मस्तक-ल्ववून आपल्य आत्मा समर्पण केला. 
येदाच्या कुशीत भाला भोसकणे व येशलां 
खडकांत खोदलेल्या कबरेत ठेवणे 

३. ३१ तो तयारीचा दिवस होता, म्हणून शब्बाथ कविशी 
शरीरें वधस्तंभावर राहूं नयेत [ कारण तो शब्बाथाचा 


: दिवस “मोठा होता ] म्हणून त्यांचे पाय मोडावे आणि 
- त्यांस घेऊन जावें अश्ली यहूद्यांनीं पिलाताजवळ विनंति 


केली. २३२ मग शिपायांनी येऊन त्याजबरोबर वधस्तंभा- 
वर खिळलेल्या पहिल्याचे व दुसऱ्याचे पाय मोडिले; ३३ 
परंतु येश्रकडे. येऊन .तो मरून गेला. आहे. असें पाहून 
त्यांनीं त्याचे पाय मोडिले नाहींत; ३४ तरी श्रिपायांतील 
एकानें त्याच्या कुशींत भाला भोसकिला, तों रक्त व पाणी 
निघाले: ३५ ज्यार्ने हें पाठिळें त्याने साक्ष दिली आहे द 
त्याची साक्ष खरी आहे; आपण खरें बोलतो हे त्याला 
ठाऊक . आहे, यासाठीं कीं तुम्हींहि विश्वास धरावा. ३६ 
“त्याचें हाड मोडणार नाहीं ' हा शास्रलेख. पूर्ण व्हावा 
म्हणून या गोष्टी घडल्या..२७ दिवाय दुसर्‍्याहि शात्र- 
लेखांत .असें. म्हटलें आहे कीं * ज्याला त्यांनीं विधिटें 
त्याजकडे ते पाहतील. 

३८ त्यानंतर- अरिमथांईकर. योसेफ हा येचा एक 


असा ज़्रो शात्रलेख: लो कणे. व्हावा. त्याग्रमाले दिपायांगीं.| ष्य. असून यहृद्यांच्या भयामुळें गुप्त शिष्य असा हीता 
केलें. .७१५ -येछच्या 'वधस्तंग्वजवळ: त्याची आईे,. त्याची | त्याने येशूचे शरीर घरेऊन जाण्यास ' पिलाताजचंळ विनंति 


मावशी, झोपाची 'वांषको-सरीया, आणि मरीया सग्दालीया 
हुप उभ्या: होत्या: -२६ मग येशूने आपल्या आईता व 
ज्याःक्षिप्यावर-त्याची'प्रीति.होती. त्याला जवळ उसे. राहि. 
ठेळे पाहन आई म्हटळें, बाई, पाहा, हाः तुझा. पुत्र ! 
२७ मग त्याने शिप्याला म्हटले, साहा, ही तुझी आई! 
त्या बळंपासून त्या शिध््यांनं तिला.-आपल्या घरीं ठेवून. 
घतळे,  .. 
२८ यानंतर सर्व बूर झालेंउआहे हें जाणून 


केली. पिलातानें पस्वानगी दिल्यावरून त्यानें जाऊन त्याचें 
शरौर नेलें; २९ आणि त्याजकडे पहिल्याने रात्री आलेला 
निंकदेमहि गधरस १:अगर-्यांचें सुमारें शंभर शोर मिश्रण 
घेऊत आला. ४० त्यांनीं येशूचे शरीर घेऊन यहूद्यांच्या 
उत्तरकार्याच्य़ा रीतीप्रमार्णे सुगंध द्रव्यांसहित तागाच्या 
वेस्रांनीं सुंडराळिळें, ४१ ज्या ठिकाणीं त्याला वधत्तंभावर 
खिळिटें हेतें त्य़ा ठिकाणीं एक बाग असून तिच्यांत एक 
नवी कबर होती, .तिच्यामध्यें त्या वेळेपर्यंत. कोणासहि 


१३० 


योहान 








विरळ य 


अ० १९३:४१-२०:२५ 





उेनिळे- नव्हतें. .. ४२ - यहूद्यांच्या तयारीच्या दिवसामुळें | कां रडत्येस ? कोणाचा झोघ-- करित्येस:£ ..तो : माळी 


त्यांनी येशळा: तेथें ठेविलें, कारण ती. कबर जवळ होती. 
रिकामी कबर 

:5१ आठवख्याच्या पहिल्या दिवशीं पहाटेस 
| २० अंधार: असतांन्त मरीया मग्दालीया कबरेजवळ 
*आली, आणि कबरेपासून घोंड काढलेली आहे. 
अत्ते: तिने प्राहिलें. २ यास्तव शिमोन पेत्र व ज्य़ाच्यावर 
येश्वची. प्रीति होती असा. दुसरा दिष्य यांच्याकडे धावत 
येऊनःती. त्यांस म्हणाली, त्यांनीं प्रभूला कबरेंतून नेले; व 
त्याला कोठें ठेबिळें हे आम्हांस ठाऊक नाहीं. ३ यावरून 
पेत्र व तो दुसरा शिष्य निघून कबरेकडे जावयास निघाले. 
४ तेव्हां ते दोघे बरोबर धावले; तो दुसरा शिष्य पेत्रापेक्षां 
छवकर पुढें धावून कबरेजवळ प्रथम पोइंचला; ५ आणि 
ओणवून त्यानें तागाचीं. वले पडलेलीं पाहिलीं, परंतु -तो 
आंत गेला नाहीं. ६ मग श्रिमोन पेत्रहि -त्याच्या मागून 
येऊन पोहंचळा व.. कबरेंत शिरला; ७ आणि. तागाचीं 
वे पडलेलीं व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो 
तागाच्या वल्लांजवळ नव्हे, तर निराळा एकीकडे गुंडाळून 


पडलेला आहे. असें. त्यानं पाहिलें. ८ तेव्हां जो. दुसरा. 


शिष्य पहिल्यानें. कबरेजवळ आला. तोहि आंतःरोला, आणि 
त्यानें पाहून विश्वास ठेविला. .९ त्याने मेळेल्यांमधून पुन 
उठावे. हें अवश्य. आहे हा. झालललेख तोंपर्यंत ते समजले 


येशू मरीयेला दर्शन देतो . 
१० तेव्हां ते दिष्य परत आपल्या घरीं गेले. . 

. ११ इकडे मरीया बाहेर कबरेजवळ रडत उभी राहिली 
होती; आणि रडतां रडतां तिने ओणवून कबरेंत पाहिलें; 
१२ तों : जेथे गेझ्ूचें शरीर ठेविले होतें तेथे . शुभ्र . वळ, 
परिधान. केळेळे दोन देवदूत, एक अश्याजवळ व. एक 
पायथ्याजवळ, असे बसलेळे तिनें पाहिले. 4३ ते तिला 
म्हणाळे, बाई, कां रडत्येस £ ती त्यांस म्हणाली, त्यांनीं 
माझ्या प्रभूला नेलें, व त्याला कोठें ठेविलं-ह मला ठाऊक 
नाहीं म्हणून. १५४ असें बोलून ती पाठमोर्स फिरली, तों 
तिनें येशला उभे राहिलेठें. पाहिलें, परंतु तो ये. आहे 


असें तिला समजलें नाही. १५ येशूने तिला म्हटले, 'कईे, 


आहे असें समजून ती. त्याला म्हणाळी, दाढा, -तू. 


| एथून नेलें. असें तर त्याला : कोठें : ठेवलें 
.हॅं मळा सांग, म्हणजे मी त्यांला घेऊन जाईन. : १६ येशूने 


तिला .म्हटले,. मरीये; ती वळून . त्याला : इंग्री. भाषेत 
म्हणाली, रब्बूनी ! म्हणजे . गुरुजी ! : १७- येशरतते तिला 
म्हटळें, मला शिवू नको; कारण-मी अद्यापि पित्यांजवळ 


"वर गेलो नाहीं; तर माझ्या भावांच्याकडे जाऊन . त्यांस 


सांग, जो माझा पिता:व' तुमचा पिता. आणि माझा देव 
बं तुमचा देव त्याच्याकडे मी वर जातों. १८ मरीया 
मग्दालीयेने जाऊन, मीं प्रभूला पाहिलें, व त्याने मला या 


"गोष्टी सांगितल्या, हें वतमान शिष्यांस कळविलें. 


-येश्‌ प्रेषितांना दर्शन देतो 

: १९ त्याचं दिवशीं म्हणजे आठवड्याच्या पहिल्या 
दिवशीं संघ्यांकाळ झाल्यावर, जेथें शिष्य होते तेथील 
दारें यहूद्यांच्या भीतीसुळें बंद असतां, येशू. आला वे 
मर्ध्ये उभा राहून त्यांस म्हणाला, तुम्हांस शांति असो. २० 
असें बोळून त्यार्ने आपले हात ब कूस त्यांस दाखविली 
तेव्हां प्रभूला पाहूंन शिष्यांना आनंद वाटला. २१ येक 
पुनः त्यांस. म्हणाला, तुम्हांस झांति असो; जसें 
पित्याने मला पाठविलें आहे. तसे मोहिं तुम्हांस 
पाठक्तों. २२ असें बोळून त्यानें त्यांजवर फुंकर 
टाकिला, आणि त्यांस म्हटलं, पवित्र आत्मा ध्या; २३ 
ज्या. कोणाच्या पापांची तुम्ही क्षमा करितां त्यांची क्षमा 
झाली आहे; आणि ज्या कोणाची तुम्ही राखितां 
तों राखिलेलीं आहेत. | 

___._. येश थोमाला देवान देतो.. 

२४ येश्व' आला तेव्हां. बारांतील . एक, म्हणजे 
दिदुम म्हटळेला.. थोमा, हा. त्यांच्याबरोबर . नव्हत्ता, 
२'५ यास्तव ' दुसर्‍या शिष्यांनी त्याला सांगितलें, आम्ही 
प्रभूला पाहिलं; तरा त्यानं त्यांस म्हटळं, त्याच्या हातांत 
खिळ्यांचां 'वणः. प्राहिल्यावांचून, स्तरिळ्यांच्या वणांत आपलें 
बोट. घातल्यावांचून व. त्याच्या कुशींत आपला हात 
घातल्यावांचून मी विश्वास घरणारच. नार्ही. - : 


१३१५१ . 


अ० ९०:२६-२१५१९ 


योहान 





“ २६ मंग आठ दिवसांनंतर त्याचे शिष्य पुनः आंत 
असून त्यांच्याबरोबर थोमां' होता. तेव्हां दारें बंद असतां 
येशू. आला. व मध्ये उभा राहून म्हणाला, तुम्हांस शांति 
असो. २५७ नंतर त्यांने थोमाला' म्हंटले, -तू आपलें 
बोटं “इकडे :करूंन “माझें हात पाहा; आणिआपला हात. 
इकेडे पुढें करून माझ्या कुज्ींत कोल; आणि विश्वासही 
असुं नेंको, तर किश्नास धरणारा ऐस. २८ थोमानें त्याला 
म्हटलें, माझा प्रभु व माझा देव. २९ येशर्ने त्याला 
म्हटलें, तू. मलो पाहिलें आहे. म्हणून विश्वांस धरिला आहे; 
पाहिल्यावांचून विश्वास धरणारे ते धन्य. 

-. _ या झुभवर्तमानाचा हेतु 
३० या पुस्तकांत लिहिलीं नाहींत अशी पुष्कळ 
दुसरींहि चिन्हे. . येशवर्ने . आपल्या <'शिष््यांदेखतां केलीं 

३१ येश्च. ह्या देवाचा पुत्र ख्रिस्त. आहे, असा तुम्हीं विश्वास 
धरावा, आणि व्रिश्वास धरून  तुमदांला त्याच्या. नामाने 
जीवन भ्राप्त व्हावें; म्हणून हॉ वर्णिली आहेत. 
येक तिबिय समुद्राजवळ शिष्यांस दर्शन देतो 

4 त्यानंतर तिबियोच्या समुद्राजवळ येशू, 

२९१ शिष्यांस..पुनः प्रगट झाला; आणि तो या प्रकारें 

___ प्रगट झाला. २. शिमोन पेत्र, दिदुम म्हटलेला 
योमा, गालीठांतील काना एथचा नथनेल, जब्दीचे पुत्र व 
त्याच्या शिष्यांतील दुसरे दोघे हे एकत्र असतां, ३ शिमोन 
पेत्राने त्यांस. म्हटलें, मी मासे धरावयाला जातों. ते 
त्याला म्हणाळे, आम्दीहि तुझ्याबरोबर येतों. . तेव्ह ते 
निघून मचव्यांत बसले; आणि त्या रात्रीं त्यांनीं कांहीं 
भरिळें नाहीं. ४ मग पहाट होत असतां येश. समुद्राच्या 
तीरी उभा राहिला; तथापि तो येशू आहे असें शिष्यांस 
समजलें नव्हतें. ५ तेव्हां येश्वर्ने त्यांस म्हटलें, मुलांनो, 
तुम्हांजवळ. कांहीं खावयाला आहे काय? त्यांनीं, नाहीं, 
असें त्याला उत्तर दिलें. ६ त्याने त्यांस म्हटलें, मचव्याच्या 
डजच्या बोंजस जाळे टाका म्हणजे तुम्हांस सांपडेल; 
म्हणून त्यांनीं ते टाकिले, तेव्हां भाशांच्या धोळक्यामुळें तें 
त्यांस. ओढंवेना. ७ यावरून ज्या शिष्यावर येशची प्रीति 
होती ती पेत्राला म्हणाला, प्रभु आहे, प्रभु आहे. हें ऐकून 
दोमोन वेत्रानें अंगरखा घालून तो कमरेला गुंडाळिला 


( कारण तो उघंडा होंता 3 आणि समुद्रांत उडी टाकिली. 
८ दुसरे शिष्य माशोंचं जाळे. ओढीत ओढीत होडीतून 
आले, ( कारण ते काठापासून दूर नव्हते, तर सुमारें दोनडों 
हांतांवर होते ). ९:मंग काठीं उतरले तों त्यांनीं कोळ- 
झांचा विस्तत आणि त्यावर घातलेली मासळी व भाकर 
पाहिली. १० येशून त्यांस म्हटलें, तुम्ही आतां. वरलेल्या 
माशांतून कांही आणा: ११ यास्तव दिमोन 'पेत्राने 
मचव्यावर चहून एकरट्रेत्रेपनन मोठ्या माशांनीं भंरलेलें 
जाळें काठीं ओहून आणिले; तितके असतांहि जाळें फाटले 
नाहीं. १२ येशू त्यांस म्हणाला, या, जेवा. तेव्हां तो प्रभु 
आहे असें त्यांस समजलें, म्हणून तूं कोण आहेस हें 
त्याला विचारावयासं शिष्यांतील कोणी धजला नाहीं. 
१३ येशूने येऊन भाकर घेतली व त्यांस दिली; तशीच 
मांसळीहि दिली. १४ येशू मेलेल्यांतून उठल्यावर आपल्या 
शिष्यांस प्रगट झाल्याची ही तिसरी वेळ. 
पेत्राबरोबर येशुरच शेबटळलं भाषण 

१५ ते जेवल्यानंतर येशूने शिमोन पेत्राला म्हटलें, 
योहानाच्या पुत्रा शिमोना, यांपेक्षा तू मजवर अधिक 
प्रीति. करितोस काय £ तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, 
आपणावर मी प्रेम करितों, हें आपल्याला ठाऊक आहे. त्यानें 
त्याला म्हटळें, माझ्या कोकरांस चार. १६ पुनः दुसऱ्याने 
तो त्याला म्हणाला, योहानाच्या पुत्रा शिमोना, मजवर 
प्रीति करितोस काय १ तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, मी 
आपणावर प्रेम करितों, हें आपल्याला ठाऊक आहे. त्यानें 
त्याला म्हटलें, माझ्या मेंढरांस पाळ. १७ तिसऱ्याने तो 
त्याला म्हणाला, योद्दानाच्या पुत्रा दिमोना, मजवर प्रेम 


,करितोस काय १ मजवर प्रेम करितोस काय, असें 


तिसऱयाने त्याला म्हटळें, म्हणून पेत्र दुःखी होऊन त्याला 
म्हणाला, प्रभो, आपणाला सवे ठाऊक आहे; मी आपणावर 
प्रेम करितो हे॑आपण ओळखिरळे आहे. येशत्ते त्याला 
म्हटलें, माझ्या मेंढरांस चार. १८ मी तुला खचीत खचीत 
सांगतो, तूं तरुण होंतास तेव्हां स्वतः कमर बांधून तुझ्या 
इच्छेस ग्रेईल तेथें जात असस; परंतु तूं म्हातारा होशील 
तेव्हां हात लांब करिशील आणि दुसरा इसम तुझी कमर 
बांधून तुझ्या इच्छेंस येणार नाहीं तेथें तुला नेईल. १९ 


१३९ 


योहान-प्रेषितांचीं छृत्यें 





जच लिशिकाल कोणत्या प्रकारच्या मरणानें देवाचें गौरव करील हे 
सुचविण्याकरितां तो हें बोलला; आणि असें बोलल्यावर 
त्यानें त्याला म्हटलें, माझ्यामागे ये. २० मग पेत्र वळला 


आणि: ज्या.. शिष्य़ावर येशची प्रीति होती आणि जो' 


भोजनाच्या. वेळेस. त्याच्या. उराशीं टेकला असतां मागें 
लवून, अभो, तुला धरून देणारा तो कोण आहे, असें म्हणांला 
शेता; त्याला: त्यानें मागें चालतांना पाहिलें. २१ त्याला 
पाहून पेत्र येला. म्हणाला, प्रभुजी, याचें काय £ २२ 
येने त्य़ाला म्हटळें, मी येई तोंपर्यंत त्यानें राहावें अशी 
माझी. इच्छा असली तर त्याचें. तुला काय ? तूं माझ्यामागे 
ये” >३ यावरून तो शिष्य. मरणार नाहीं अश्शी वदंता 


अ० २१११९-प्रेषितांचीं कृत्ये १५१३ 





बंधुवर्गामध्यें पसरली; तरी तो मरणार नाही असें येशने 


त्याला म्हटलें नव्हते, तर. मी येई तोंपर्यंत त्यानें राहावें 
अशी माझी इच्छा असली तर त्याचें तुला काय; असें. 


म्हटलं. 
ं समातझि 
२४ जो शिष्य या गोष्टींविषयी. साक्ष देतो वः ज्यानं. 
या गोष्टी लिहिल्या तोच हा आहे;. आणि त्याची साक्ष 
खरी आहे हें आम्हांला माहीत आहे. 
२५ येशूने केलेलीं दुसरींहि बहुत कृत्यें आहेत, तीं 
सवे . एकेक लिहिलीं. तर लिहिलेली पुस्तकें या जगांत 
मावणार नाहींत, असें मला. वाटतें. 


प्रेषितांची कृत्यें 


विषयप्रवेदा' 
१ हे थियफिला, येशतें जे प्रेषित निवडिले होते 
६ त्यांस पवित्र आत्म्याच्या द्वारें आज्ञा सांगितल्यानंतर 
तो वर घेतला गेला, २ त्या दिवसापर्यंत त्याने जें 
जें करावयास व रिकवावयास आरंमिलें होतें त्या. सर्वा 
विषयीं मीं पहिला ग्रंथ:केला. ३. मरण सोसल्यानंतरंहि 
त्यानें त्यांस पुष्कळ प्रमाणांनीं आपण जीवंत आहों असें 


दाखविलें, आणि चाळीस दिवसपर्यंत तो त्यांस दशन देत । 


असे व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे. ४ तोव 


ते एकत्र जमले असतांना त्यानें त्यांस आज्ञा केली कीं 


यर्ाळेम सोडून जाऊं नका, तर जें पित्याचे वचन 
तुम्हीं मजपासून ऐकळें आहे. त्याची वाट पाहा; ५ कारण 
योहानाने पाण्यानें बाप्तिस्मा. केला; तुमचा बाप्तिस्मा 
थोड्या दिवसांनीं पवित्र आत्म्याने होईल. 
येशूचे स्वर्गारोहण 

६ यास्तव-ते एकत्र अंसतांना त्यांनीं त्याला विचारिठें; 
प्रमो, या” वेळेस आपण इस्राएलाचें राज्य पुनः स्थापीत 
करंगार कार्य £ ७ तो त्यांस म्हणाला, जे काळ- व प्रसंग 





पित्याने आपल्या स्वाधीब: ठेविले आहेत ते ओळखणें 
तुम्हांकडे नाहीं. ८ पवित्र आत्मा तुम्हांवर येईल तेव्हां 
तुम्हांस. सामथ्ये प्रात्त होईल, आणि यरुशलेमांत, सर्व 
यहूदीयांत, शोमरोनांत व. एथ्बीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही 
माझे साक्षी व्हाल. ९ असें सांगितल्यावर त्यांच्या डोळ्यां- 
देखत तो वर घेतला गेला; ; आणि मेघानें त्याला त्यांच्या 
दृष्टीआड केलं. १० तो जात असतां ते. आकाशाकडे: 
निरंखून पाहत होते, . तेव्हां..'पाहा, झुन्न वरं परिधान 
केलेले दोन पुरुष. त्यांच्याजवळ उभे होते; 3१ ते म्हणाले, 
अहो. गालीलकरांनो, तुम्ही. आकाद्याकडे कां. पाहत उभे 
राहिलां १ तुम्हांपासून वर आकाशांत घेतला . गेला आहे 
तोच येशू , जसें तुम्हीं. त्याला आकाशांत जातां पाहिलं. 


'तसाच येईल. 


बाराव्या प्रेषितांची नेमणूक 
१२ मग यरूदालेमाजवळ म्हणजे शब्बाथ दिवसाच्या. 
मजलेवर असलेल्या-जैंतून- नामें झेंमरावरूनं ते यरदालेबांले 
परत आले शरोरममि:जझाल्यानर ते माडीवरे एक. 
खोलींत गेलें;-'तेथे पेत्न-योहानं; याकोब, अंद्रिया, फिलिप्प, 


१३ 


अ० १५१३०२९४१६ 


प्रेषितांची कर्त्ये . 





थोमा, वर्थलमय, मत्तय, अल्फीचा पुत्र याकोब, शिमोन 
जिलोत व याकोवाचा पुत्र यहूदा हे राहत होते; १४ हे 
सवे जण, कितीएक स्त्रिया, येशूची आई मरीया व त्याच 


भाऊ यांच्यासह एकचित्ताने प्रार्थना करण्यांत तत्पर असत. । 


१५ त्या दिवसांत पेत्र बंधुवगामध्ये ( सुमारें 
एकडोंबीस लोकांच्या मोठ्या जमावामध्ये ), उभा राटून 
म्हणाला, '१६ वंधुजनहो, येथला धरून : नेणाऱ्यांचा 
मागद्डाक असा झालेल्या यहूदाविषयीं पवित्र आत्मा 
दांविदास्या मुखाने जें वचन बोलला तें पूणे होण्याचें 
अगत्य होतें. १७ तो आपल्य़ांम"यें गणलेला होता, आणि 
या सेवेचा वांटा त्याळा मिळाला होता. १८ ( त्यानं 
आपल्य़ा अधमांच्या मजुरीनें शेत विकत घेतले;. तो 
पाल्था पडल्यानं मध्येंच फुटला, व त्याचीं सर्व आंतडीं 


बाहेर निघाठीं. १९ हें यररशालेमांतल्यां सवे. राहणार्‍यांस - 


कळलें; म्हणून त्यांच्या भाषेंत त्या 'दोताला हकलदमा 


म्हणजे रक्ताचे हेत असें नांव पडलें आहे. ) २० 


ऱ्याचें ठिकाणे ओसाड होवो; 
व त्यांत कोणीहि न राहो; 
आणि; 
- त्याचा: हुद्दा दुसरा घेवो. 

२१ यास्तव य्रोहानाच्या बापिस्म्यापासून तर ज्या 
दिवशीं प्रभु. येझला* आपल्यापासून वर घेण्यांत आलें 
तोंपर्येत; २२ 'म्हणजे. तो :आपणांमःयें . येतजात असे त्या 
सगळ्या काळांत, .' जीं दीं: मनुष्ये आपल्या संगतीसोबतींत 
होती 'त्यांच्यांतून : कोणीएकाने - आपल्याबरोबर . त्याच्या 
पुनस्त्थानांचा साक्षी झाळें पाहिजे. २२३. तेव्हां> ज्याचें 
उपनांव यूस्त तो बसेबा म्हटलेला योसेफ व मत्थिया, या 
दोघांस त्यांनीं पढें आणिलें. २४ मग त्यांनीं अशी प्रार्थना 
केली: हेसत्रातःकरणसाक्षी प्रभू, २". हे सेबकपण व 
 प्रपितपण . सोडून आपल्या. जागीं गेलेल्या :-यहूदाचें पद 
ज्याला 'मिळावें -असा य़ा दोघांतून त: कोणता निव- 
डिळा आहे. तो. दाखींत्र... २६- 'मग--त्यांनी त्यांच्या- 
साडी चिठ्या- टॉकिऱ्यावर : मत्कयाची: चिठी :निघाली; 
तेव्हां त्याला अकरा प्रेषितांत*'यणण्यांत :आलें. - . 


पवित्र आत्म्याचे दान 

१ नंतर पेंटेकॉस्ट म्हणजे पन्नासावा दिवस 
|. आला तेव्हां ते सव एकत्र जमले असतां, २९ 
अकस्मात्‌ मोठ्या वाऱ्याच्या सुसाट्यासारिखा आका- 
आंतून नाद आला, आणि ज्या घरांत ते बसले होते 
तें सव त्याने भरले. २ अभीच्या जिभांसारख्या 
वेगवेगळ्या झालेल्या जिभा त्यांस दिसल्या; आणि त्या 
प्रत्येकावर एकएक अक्का वसल्ग्रा. ४ तेव्हां ते सवे 
पवित्र आत्म्यानं परिपूर्ण झाले, आणि आत्म्याने जसें 
त्यांस वदविले तसें ते अन्य भाषांतून बोळ लागले. 
५ त्या वेळेस आकाशाखालच्या प्रत्येक . राष्ट्रांतील 
भक्तिमान्‌ यहूदी गस्शलेमांत राहत होते. ६ तो नाद 
झाल्यावर लोकसमुदाय एकत्र होऊन गोंधळून गेला; 
कारण कीं प्रत्येकाने आपापल्या भाषेंत त्यांस बोलतांना 
ऐकले. ७ ते सर्व चकित व विस्मित होऊन म्हणाले, 
पाहा, हे बोलणारे सर्व गालीली ना ६ ८ तर आपण 
प्रत्येक जण आपापली जन्मभाषा ऐकतो हें कसें १ 
२. पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपटेम्या, यहूदीया, 
कप्पदुकिया, पंत, आतिग्रा, १० फरुगिया, पंफूलिया, 
मिसर व कुरणेच्या जवळचा लिवुवा देरा. यांतले 
राहणारे, यहूदी व यहूदीयमत्तानुसारी. असे रोमीय 
प्रवासी, ११ क्रेतीय, अरब, असे आपण त्यांस 
आपापल्या. भाषांत देवाची महत्कर्मे ' सांगतांना ऐकतों. 
१२ तेव्हां ते सवे विस्मित होऊन व गोंधळून जाऊन 
एकमेकांस. म्हणाले, हें काय. असेल १ १३ इतर कित्येक 
लोक थक्च करून म्हणाले, हे नव्या द्राक्षारसाने. मस्त 

झाले आहेत. ) 

पॅेटेकॉस्टच्या वेळचं पेत्राचे भाषण 
“7१४ तेव्हां 'पेत्र अकरा शिष्यांसुद्धां उभा राहून 
त्यांस मोठ्याने. म्हणाला, : अहो: यहूदी : लोकांनो व 
यरुझलेमांतील सव राहणार्‍यांनो, ह॑ लक्षांत आणा व माझें 
बोलणें ऐकून घ्या; '१५ तुम्हांस वाटतें तसे हे मस्त झाले 
नाहींत; कारण हा दिवसाचा पहिला प्रहर आहे; १६ परंतु 
हा प्रकार योएल संदेष्ट्याच्या . द्वारें सांगितलेल्या संदेशा- 


! प्रमाणे घडला आहे; तो संदेश असा :-- 


१३श्ड 


भ्रेषितांचीं कृत्यें 


अ० ९११७-३८ 





१७ 'देव म्हणतो, शेवटल्या दिवसांत असें होईल कीं 
मी. आपल्या आत्म्याचा मनुष्यमात्रावर 

वर्षांव. करोन: 

तेंव्हा तुमच: पुत्र व तुमच्या कन्या 

'मुंदेश देतील 
तुमच्या तरुणांस च्षटटांत होतील 
व तुमच्या त्रद्धांस स्वमे पडतील: 
साणखी -त्या दिवसांत मो आपल्या दासांवर व 
आपल्या दौसींवर 
'» आपल्या” आत्म्याचा 
'संदेशं देतील; 

वबर॑ आकाह्ांत उत्पात, 

व॒ खालीं प्रथ्वीवर चिन्हं, 

म्हणजे रक्त, अभि व थूम्ररूप वाफ अशीं 
दाखवीन 

परमेश्वराचा महान्‌ व प्रसिद्ध दिवस येण्यापूर्वी 
सूये अंधकारमय 
ब चंद्र रक्तमय होईल; र 

तेव्हां असें होईल कीं. जो कोणी परमेश्वराचे 
नाम घेऊन त्याचा 'घावा करील तो तरेल. 
२२ अहो इस्राएल लोकांनो, या गोष्टी ऐका; नासोरी 
येशू याच्याद्वारें देवाने जीं मंहत्कृत्ये, अद्भुतें व चिन्हे 
तुम्हांठा दाखविली त्यांची तुम्हांला ' : माहिती आहे, 


ष्ट 


वषाव करीन; म्हणजे तीं 


५५ 


० 


२१ 


त्यांवरून  देंवार्ने तुम्हांकरेतां पटविलेला असा तो मनुष्य | 
होता; . २३ तो देवाच्या संकल्पाश्रंमाणें व पूर्वेज्ञाना- : 


प्रमाणें तुमच्य़ा स्वाधीन झाल्यावर तुम्हीं त्याला धरून 
अधर्म्यांच्या हातांनी वधस्तंभावर खिळून मारिळें, २४ 
त्याला देवाने मरणाच्या वेदनांपासून सोडवून उठविले, 


कारण त्याने मरणाच्या स्वाधीन राहावें हे. अदाक्‍्य 


२५ दावीद त्याजविषयरीं असें म्हणतो : 
मीं प्रभूला आपणापुढे नित्य पाहिलं आहे; 
मों ढळूं नये म्हणून तो 
माझ्या उजवीकडे आहे; 
२६ यास्तव माझे हृदय आनंदित, व॒माझी जीभ 
१ 


उद्रासित झाली । 
आणखी माझा देहहि आज्ञमध्यें निवास करील; 
क्रारण तूं माझा जीव. अधोलोक्रांत 

राट्र॑ देणार नाहींस, 

व आपल्या पवित्र पुरुषाला कुजण्याचा अनुभव 
येऊं देणार नाहींस 

जीवनाचे माग तू मला. कळविले आहेत 

तू आपल्या दररीनानं मला 

हर्षभरित करिशील. 

२९ अहो बंघुजनहो, कुलाधिपति दावीद यांज- 
विषया मी तुम्हांवरोबर अशस्तपर्णे बोलतो. तो मेळा 
त्याला पुरले व त्याची कब्रर आतांपर्यंत आपल्यामध्ये 
आहे. २० तो संदेष्टा होता आणि त्याला ठाऊक होतें कीं 
देव राप्रथ वाहून म्हणाला; तुझ्या संततींतील एकाला 
तुझ्य़ा राजासनावर बसवीन, ३१ ह्याचें पूर्वज्ञान 
असल्यामुळें तों त्रिस्ताच्या उठण्याविषयीं बोलला की 
त्याचा आतमा. अधोलोकांत* राहूं दिला नाहीं, आणि 
त्यांच्या देहाला कुजण्याचा अनुभव आला नाहीं. ३२ 
त्या. येशूला . देवानं उठविले * याविषग्री आम्ही सवे 
साक्षी आहों. ३४३ यास्तव. तो देवाच्या उजव्या 
हस्ते उच्च पदी बसविलेला आहे. ब त्याला पवित्र 
आल्म्याविषयींचें वचन प्राप्त झोळे आहे आणि त्याने, 
तुम्ही जें पाहतां व ऐकतां तें, ओतिळें आहे. 
दावीद स्वगोंस . चहून गेला नाही; पणं तो स्वत 
म्हणतो 

परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांगितलें कीं 
३५ मौ तुझे वेरी तुझ्या पायांचे आसन करीपर्यंत 
तूं माझ्या उजवीकडे बेस 
2६ यास्तव इस्राएलाच्या सवे घराण्याने ह निश्वय- 
पूवक समजून घ्यावें कॉ. ज्या येशूला तुम्ही वघ- 
स्तंभावर खिळून मारिलें त्याला देवाने प्रभु व लिस्त 

करून ठेविलें आहे. 

३७ हॅ ऐकून त्यांच्या अंतःकरणांस चुरचूर लागली. 
आणि ते पेत्र व इतर प्रेषित यांस म्दणारे, बंधु- 
जनहो, आम्हीं कांय करावें ? ३८ पेत्र त्यांस म्हणाला 
षु 


3 


र्ट 


8 
क. 


अ० ररेड-दे*१८ प्रषितांची कृत्ये 





पश्चात्ताप करा, आणि पापांची . क्षमा. व्हावी म्हणून | पासून कांहीं मिळेल अक्षी आशा धरून त्याने त्यांजकडे 
तुस्ही प्रत्येक :जण. येह. ख्रिस्ताच्या नामांत बाप्तिस्मा । लक्ष लाविलें. ६ पेत्र म्हणाला, माझ्याजवळ सोनेस्पें कांही 
ध्या: म्हणजे पवित्र आत्म्याचे. दान तुम्हांला प्राक्त होईल. । नाहीं; जें आहे तें तुला देतों; नासोरी ग्रेश! खिस्ताच्या 
१३९ कारण ते वचन तुम्हांस. तुमच्या मुलांबाळांस व । नामानं चालूं लाग; ५. आणि त्याने त्याचा उजवा हात 
सर्व जे दूर आहेत त्यांस, म्हणजे जितकर्य़ांस. प्रभु | धरून त्याला उठविले, तेव्हां त्याचीं पावलें व घोटे यांत 
जो आपला देव स्वतःकडे बोलावील, तितक्यांस आहे. | तत्काळ बळ आलें; ८ तो उडी मारून उभा राहिला व 
इ० आणखी त्यानें दुसऱ्या पुष्कळ गोष्टींनी त्यांस चालु लागला; आणि तो चालत, उद्या मारीत व देवाची 
साक्ष दिली व बोध करून म्हटलें, या कुटिल पिढी- । स्तुति करीत्त त्यांच्याबरोबर मंदिरांत गेला. ९ त्याला सर्व 
पासून तुम्ही आपला बचाव कलून. घ्या. ६१ तेव्हां | लोकांनीं चालतांना व देवाची स्तुति करितांना पाहिले; १० 
ज्यांनीं .त्याचें वचन . ग्रहण केलें त्यांचा... बाप्तिस्मा | आणि जो मंदिराच्या सुंदर दरवाजाजबळ भीक मागण्या- 
झाळा; आणि. त्या दिवशीं सुमारें तीन हजार. मनुष्यांची | साठीं बसत असे तो हाच आहे असें त्यांनीं. त्याला-ओळ- 
ल्यांच्यांत,.भर फ्डली. _. खिलें. तेव्हां त्याला जें घडलं होतें त्याव्ररून ते आंश्वयानं 
खिस्ती मंडळीचे घार्मिक जीवन व विस्मयाने व्याप्त झाले. ११ मग तो पेत्र व.योह्ान यांस 
४२ तीं. प्रेषितांच्या शिक्षणांत, संगतींत, .,भाकर | बिलगून . राहिला असतां, संव लोक . फार विस्मित 
मोडण्यांत व..य़रार्थना करण्यांत तत्पर भरसत.... . होऊन त्यांजकडे हलमोनाची देवडी म्हटलेल्या ठिकाणी 
- रे तेव्हां... मत्येक मनुष्याला भय'. प्रांह.- झालें प्रावव. आले. क 
आणि प्रेषितांच्या. हातून-, पुष्कळ अद्भुतें व ;ब्िन्हें घडत मंदिरामधलें पेत्राचे.भाषण 
डोनीं. . ४४ तेव्हां सवे: -विश्रास: . ठेक्णारे: एकत्र: होते. | १२ हे पाहून पेत्रानं लोकांस. म्हटलें, अहो, इस्राएल 
आणि-त्यांचे सर्व. समाईक-:होलें. :४'% ते. आम्नापत्ले | लोकांनो, याचें आश्चर्य कां करितां? अथवा आम्हीं. आपल्या 





जमीन व सालमत्ता - विकून: नसजशी प्रत्येकाळा गरज | सामर्थ्यानिं अगर सुभक्तीनें याला चालावयास लाविलें असें 
, खागतर -भसे. तसतसे: सर्वास ::त्रांदन. देत. असत. ४६ | सर्मजून आम्हांकडे-कां न्याहाळून. पाहतां :१.३ अब्राहाम, 
वे:.प्रतिदिवशीं एकवित्तानं मंदिरांत .जात. असत;. घरीं | इसहयक-व याकोब यांचा देव,:.आपल्य़ा पूर्वेजांचा देव 
भाकर मोंडीत:-असत; ' आणि... देवाची -स्तुति . करील 
हणुन न: सालस मनानं अन्न खात. असत:-४७. सव 
लोक त्यांस प्रसन्न. असत; आणि तारणप्राप्ि झालेल्या 
इसमांची प्रभु प्रतिदिवरशी . त्यांच्यांत...भरू -घालीत. असे 
: लंगड्या भिकाऱ्याला वरे करणें 
१ फकदा पेत्र व योहान. हे. .प्रार्थनेच्या 

1-३ तिसऱया प्रहरी मंदिरांत जात होत... २ तव्हां जन्मत 
पांगळा असा कोणीएक महणूस हेता; त्याला उचलून 
नेऊन मंदिरांत जाणाऱ्यांजवळ भीक.. मागण्यासाठी प्रति 
दिवशीं मंदिराच्या सुंदर नामे दरवाजाजवळ: ठेवीत .असत 
पेत्र व योहान हे. मंदिरांत जाणार आहेत असें पाहून 
त्यानें भीकं मागितली. ४_- तेव्हां पेत्र व योहान त्याला 
निरखून पाहून म्हणाले, आम्हांकडे. पाहा. '५-तेव्हां त्यांज- 
१३६ 


धरिळें त्र पिलालाने त्याला : सोडाकय़ाचा' एनिश्वय केला 
असतांहि त्याच्यासमक्ष त्याला नाकास्टि. १४ जो पवित्र :व 
धार्मिक पुरुष त्याला तुम्हीं. नाकारिलें आणि घातकी पुरुष 
आम्हांस द्या असें मागितळें. १७ तुम्ही जीवनाच्या अधि- 
काऱ्याला जिवें मारिले; त्याहा देवानं मेलेल्यांमधून उठविटें 
याचे आम्ही साक्षी आहो. १६ ज्याला तुम्ही पाहतां व 
ओळखस्वितां त्या या मनुष्याला त्याच्या नामावरील विश्रा- 
सावरून, त्याच्या नामानं, शक्तिमान केळे; त्याजवरील 
विश्वासाने याला तुम्हां सर्वासमक्ष ही शरीरसंपत्ति प्राप्त 
झाली. १७ बंधुजनहो, मी. हं. जाणून आहें कीं तुम्ही हं 
अज्ञानामुळे केलें, तसेंच तुमच्य़ा अधिकाऱ्यांनींहि कले; 
१८ परंतु आपल्या ल्रिस्तार्ने दुःख सहन. करावें. म्हणून 


प्रेषितांची कृत्यें 


अ० ३११८-६५१९ 





देवाने से संदेष्यांच्या मुखानें पूर्वी सांगितलें होतें तें । 


त्यानें त्याप्रमाणें पूर्ण केलें. १९ यास्तव तुमचीं पापें पुसून 
दाकिलीं जावीं म्हणून पश्चात्ताप करा व भागे वळा, अश्ञा- 
साठीं कीं विश्रांति मिळण्याचे समय प्रभूजवळून यावे; २० 
आणि तुम्हांकरितां पूर्वी नेमिळेला येशू स्रिस्त याला त्यानें 
'पाठवावें; २१ ज्याविषयी आरंभापासून देवाने आपल्या 
थवित्र संदेष्ट्यांच्य़ा मुखानें सांगितलें, त्या सर्वांचे यथास्थित 
होण्याच्या काळापर्यंत त्याला स्वर्गात राहणें प्राप्त आहे. 
२९ मोद्यानेंहि म्हटलें, ' प्रथे देव माझ्यासारिखा संदेश 
तुम्हांसाठीं तुमच्या भावांमधून उठवील; तो जें कांहीं 
तुम्हांला सांगेल तें सवे त्याचें ऐका; २३ आणि असें होईलं 
कीं जो कोणी त्या संदेष्याचें ऐकणार नाहीं तो लोकांतून 
*अगदीं नष्ट केला जाईल. ' २४ आणखी इासुवेलापासून, 
आणि परंपरेने जे संदेष्टे झाले त्यांजपासून, जितके 
बोलत आले त्या सर्वांनी ह्या दिवसाविषयीं सांगितठें. २५ 
तुम्ही संदेष्ट्यांचे पुत्र आहां, आणि , तुझ्या संततीच्या 
द्वारे एथ्बींतील सवे कुळें आसीर्वादित होतील, ' असें 
अन्नाह्ममाला बोळून देवानें तुमच्या पूर्वेजांबरोबर केलेल्या 
कराराचेहि पुत्र तुम्ही आहां. २६. देवाने आपल्या सेवकाला 
उठवून प्रथम तुम्दांकडे पाठविळें, यासाठीं कीं त्याने तुम्हां 


प्रत्येकाला तुमच्या दुष्कमोपासून वळून जाण्याचा 
आश्षीर्बांद देत जावा. 
धमेसभेपुढें पेत्र व योहान 


$ ते लोकांबरोबर : बोलत असतां त्यांजवर 
९१ याजक, मंदिराचा सरदार व सदोकी हे चाळून 
आले; २ कारण ते लोकांस शिक्षण देऊन, येशच्या 
द्वारेमेलेल्यांतून पुनः उठणे होईल असें प्रसिद्धपणें 
सांगतात, ह्याचें त्यांस अतिशय वाईट वाटलें. ३ तेव्हां 
त्यांनीं त्यांजवर हात टाकिले, व संघ्याकाळ झाली म्हणून 
सकाळपर्यंत त्यांस चोकींत ठेविले. ४ तथापि वचन 
ऐकणाऱ्यांतील पुष्कळ लोकांनीं विश्वास धरिला, आणि 
पुरुषांची संख्या सुमारें पांच हजार झाली. 
५ नंतर दुसऱ्या दिवशीं असें झाळें कीं त्यांचे अधि- 
कारी, वडील व शास्री, ६ हे आणि मुख्य याजक 


काच्या कुळांतील जितंके होते. तितके यरुदलेमांत 
एकत्र झाले; ७ आणि त्यांनीं त्यांस मध्यें उभें करून 
विचारिलें, हें तुम्हीं कोणत्या सामर्थ्याने किंवा कोणल्या 
नामाने केलें £ ८ तेव्हां पेत्र पवित्रे. . आम्म्यानें 
पूर्ण होऊन त्यांस म्हणाला, अहो. लोकाधिकाऱ्यांनो व 
वढीळ जनांनो, ९ एका दुर्बेल मनुष्यावर कसा उप- 
कार झाला, म्हणजे तो कशाने बरा झाला, याबिषयीं 
आमची चौकशी आज व्हावयाची असेल, १० तर 
तुम्हां सर्वांस व सवे इस्नाएल लोकांस हें कळावे. कीं 
ज्याला तुम्ही. वधस्तंभावर खिळून मारिळें, ज्याला 
देवाने मेठेल्यांमधून . उठविळे, त्या नासोरी  येश्र. 
ल्लिस्ताच्या. नामानें ह्या मनुष्य. बरा होऊन तुसच्या पुढें 
उभा राहिला आहे. ११ “ जो थोंडा तुम्ही बांघ- 
'णाऱ्यांनीं .तुच्छ -मानिला असतां कोनशिला झाला ? 
तो हाच आहे; १२ आणि तारण दुसऱ्या कोणा- 
कडून नाहीं; जेणेकरून आपलें तारण व्हावयाचें असें 
दुसरें नाम आकाशाखालीं मनुष्यांमध्यें दिलेळें नाहीं. . 
१३ तेव्हां पेत्राचें व योहानाचें धैर्य पाहून, 
तसेंच हे अनक्षर व अज्ञानी इसम आहेत असें 
समजून त्यांनीं आश्चर्य केलें; आणि हे येझूच्या सह- 
वासांत होते असेंहि त्यांनीं ओळखिळें; १४ तरी त्या 
बरें झालेल्या मनुष्यास त्यांच्याजवळ उभे असलेलें 
पाहून त्यांच्यानें.. कांहीं विरुद्ध. बोलवेना. १५ मग 
त्यांनीं. त्यांस सभेच्या. बाहेर जाण्यास आज्ञा . केली, 
आणि ते आपसांत विचार करून म्हणाळे, १६ या 
माणसांस आपण काय करावें £ कारण. त्यांजकहून 
प्रसिद्ध चमत्कार घडला खरा, हें सर्वे यरुशलेमकरांस 
ठाऊक आहे; तें आपणांला नाहीं .म्हणतां येत नाहीं; 
१७ तरी हें लोकांमध्ये अधिक . पसरू नये म्हणून 
त्यांस अश्ली धमकी द्यावी कीं यापुढें त्यांनीं या 
नामाने कोणाबरोबर बोलूं. नये. १८ मग त्यांनीं त्यांस 
बोलावून अशी निझ्ठून ताकीद दिली कीं येशूच्या 
नामाने अगदीं बोळ अगर शिकवूंहि नका; १९ परंतु 
पेत्र व योहान यांनीं त्यांस उत्तर दिलें कीं देवापेक्षां 


हेन्ना, कयफा, योहान, आलेक्सांद्र, व मुख्य याज- | तुमचें ऐकावे हें देवाच्या दृष्टीनें योग्य कीं अयोग्य 
१३३ 


अ० ४५१९-२५:७ 
. तुम्हीच विचार करा. २० जें आम्ही पाहिळें व 
ऐकले तें बोलूं नये हे आमच्यानें होत नाही. २१ तेव्हां 
त्यांनीं त्यांस आणखी धमकावून सोडून दिलें; त्यांस 
शिक्षा कशी करावी हें लोकांसुळें त्यांस सुचेना; 
कारंण घंडलेल्यां गोष्टीमुळे सवे लोक देवाचें गौरव 

: करीत होते; २२ आणि बरें करण्याचा हा. चमॅत्कार 
ज्यांच्यावर घडेला होता तो मनुष्य वयाने चाळीस 
वर्षावर होतो. 


पेत्र ब योहान आपल्या मित्रांकडे परतं येतात . 


'* २३ ते सुटल्यानंतर आपल्या ' मंडळाकडे गेरू 


आणि त्यांस मुख्य याजंकांनीं व वडिलांनी जं कांडी : 
म्हटळे होतें ते सवव त्यांनीं सांगितलें. २४ हॅ. ऐकून ' 


ते. एकच्विंत होऊन देवाला उच्च वोणीने म्हणाले, हे 
प्रभो," आकाडा, प्रथ्वी, समुद्र व त्यांतील सर्व कांही 
: आर्चा ' उत्पंन्रकती तूंच आहेस; २५ आमचा पूर्वज, 
तुझा. सेवक दावीद, याच्या सुखाने पवित्र - आत्म्याच्या 
दरे तू म्हटलें; ' 

राष्ट्र काँ. खवळलीं. 

व लोकांनीं व्यर्थ कल्पना कां केल्या १ 

२६ प्रभूंविरुद्द व त्याच्या अमिषिक्ताविरुद्ध 

'प्रथ्वीचे राजे उभे राहिले 

वं. अधिकारी जमले; 


२७. कारण खरोखरच तुझा अभिषिक्त : म्हणजे 


तुझा पवित्र. सेवक येशू याच्याविरुद्ध ह्या शहरांत 


विदेशी, लोक व इख्ाएल लोके यांच्यांखद्धा हेरोद व॑ 
पंतय' पिलात हे एकत्र झाले; २८ यासाठीं कॉ जें 
कांहीं घडावे ' म्हणून तूं स्वहस्ते व स्वसंकल्पार्ने पूर्वी 
नेमिले होतें ते त्यांनीं करावे. २९ तर॑ हे प्रभो, 
आतां तूं. त्यांच्या धमकावण्याकडे पाहा; ३० आणि बरें 
करण्याकरितां तू आपला हात लांबः करीत असतां, 
आपल्या दासांनीं पूर्ण वैर्याने तुझें वचन सांगावें 
असें “कर; तुझा. पवित्र सेवक येशू याच्या नामाने 
विन्हें व अद्भुते घडावी असेंहि कर; ३१ आणि 
ह्यांनी :आ्रा्थेना केल्यावर ज्या जागेमध्ये ते जमले होते 


_ तीं. कॅयित झाली; आणि ते सर्वे पवित्रे आत्म्याने : 





प्रेषितांची कृत्ये 





पूर्ण होऊन देवाचें वचन घैयानें बोळ लागले. 
समाईक फंड 

३२ तेव्हां विश्वास वरणाऱ्यांचा ससुदाय एक- 
दिलाचा व एकजिंवाचा होता. कोणीहि आपल्या माल- 
मत्तेतील कांहीं आपलें आहे असें म्हणत नसे, तर 
त्यांचे संव पदार्थ संमाईक होते. ३३ प्रेषित मोठ्या 
सामध्योने प्रभु येशूच्या पुनरुत्यानाविषयीं साक्ष देत 
होते; आणि त्यां सर्वांवर मोठी कृपा होती. ३४ 
त्यांच्यांतील'- कोणालाहि उणें नव्हतें, कारण जमिनींचे 
'किंवा घरांचे जितके मालक होते. तित्तक्‍यांनीं तीं 


'विंकून टाकून विकलेल्या वस्तूंचे मोठ आणून ३५ 


प्रेषितांच्या चरणीं ठेवावे; मग जसजक्ती कोणाला 
गरज लागत असे तसतसे प्रत्येक्राला वांटून देण्यांत 
येत असे. 

- ३६ तेव्हां कुप्न बेटांत जन्मळेला लेवी योसेफ, 
ज्याला प्रेषितांनी बर्णबा म्हणजे बोधपुत्र असें नांव 


दिळें होतें, त्याची. जमीन होती; २३७ ती त्यानें 
विकली व तिचे पैसे आणून ' प्रेषितांच्या चरणीं ठेविले. 
हनन्या ब सप्पीरा 


१ कोणी हनन्या नांवाचा एक इसम व 
&ु त्याची बायको सप्पीरा यांनीं आपली मालमत्ता 
विकली. २ मग त्यानें किंमतींतून कांहीं. भाग 
बायकोच्या 'संमंतीर्ने मागे. ठेविला व कांहीं भाग 
आणून प्रेषितांच्या चरणीं ठेवला. २ तेव्हां पेत्र 
म्हणाला, हनन्या, तूं पवित्र आत्म्याबरोबर लबाडी 
करावी व जमिनीच्या किंमतींतून. कांहीं ठेवून 
घ्याचें म्हणून सैतानाने तुझें मन कां भरविळें आहे १ 
४ ती होती तोंवर तुझी स्वतःची व विकल्यावर 
तुझ्या स्वाधीन नव्हती काय १ हें करण्याचें आपल्या 
मनांत तूं काँआणिलें £ तू मनुष्यांशीं नाद्दी तर 
देवाशीं लबाडी केली. ५ हे शब्द ऐकून ' हनन्यानें खालीं 
पडून प्राण सोडिला; आणि हें ऐकणाऱ्या स्वीस मोठें भय 
प्राप्त झालें. ६ नंतर तरुणांनीं उठून त्याला गुंडाळिळें व 
बाहेर नेऊन पुरिळें. 
७ मग असें झाळें कीं सुमारें प्रहराच्या अंतराने त्याची 


१३८ 


प्रेषितांची कृत्यें 


अर ५७-३६ 





बायको आंत आली तेव्हां झालेलें वतमान तिला समजलें 
नव्हते. ८ पेत्र तिला. म्हणाला, मला सांग, एवढ्याला 
तुम्ही .-जमींन विकली काय़ ८ तिनें उत्तर केलें, होय 


छुबढ्यालाच. ९ पेत्र तिला म्हणाला, प्रभूच्या आत्म्याची : 
धरीक्षा पाहण्यास तुम्हीं एकोपा कां केला ८ पाहा, ज्यांनीं 
तुझ्या नवर्‍याला पुरिले त्यांचे पाय दाराशींच आहेत; ते. 
तुलाहि उचलून बाहेर नेतील. १० तेव्हां लागलेंच - तिने । 


त्याच्या पायांजवळ पडून प्राण सोडिला; 'आणि तरुणांनी 


आंत येऊन तिला मेलेले पाहून तिला बाहेर नेऊन 'तिच्या 


नवऱ्याजवळ पुरिलें. ११ यावरून सर्वे मंडळीला व हें 
ऐकणाऱ्या सर्वास मोठें भय प्राप्त झालें 
प्रेषितांनी केलेलीं अप्छतें 

१२ प्रेषितांच्या हातांनी लोकांमध्यें पुष्कळ चिन्हें व 
अद्भृतें घडत असत; आणि ते सवे ऐकचित्तानें झलमो: 
नाच्या देवडींत जमत असत; लोक त्यांस थोर मानीत; 
१३ तरी त्यांच्यांत सामील होण्यास इतर कोणाचें धैर्य 
झालें नाहीं. १४ विश्वास धरणारे पुष्कळ पुरुष व लिया 
यांचा समुदाय उत्तरोत्तर प्रभूकडचा झाला; १५ इतकें कीं 
लोकांनीं दुखणेकर्‍्यांस मार्गात आणून बाजांवर व पलंगांवर 
ठेवावें, यासाठीं कीं पेत्र येत असतां त्याची सावली तरी 
त्यांच्यांतील कोणावर पंडांवी. १६ आणखी यरुदालेमाच्या 
आसपासच्या चोहोंकडल्या गांवांतून लोकससुदाय दुखणे- 
कऱ्यांस व अशुद्ध आत्म्यांनीं पीडलेल्यांस घेऊन तेथें येत; 
आणि ते सर्वे बरे होत असत फी 

धर्मेसभेपुढें पुन्हा पेत्र ब योहान 


१७ तेव्हां मुख्य याजक व त्याच्याबरोबर असलेले सर्व 


सदोकपंथी ह्यांच्या मनांत मत्सर भरून ते उठले; १८ 
आणि त्यांनीं प्रेषितांवर हात टाकून त्यांस तुरुंगांत धातंटें; 
१९ परंतु रात्रीं प्रभूच्या दूतानें तुरुंगाचें दरवाजे उंघडिळे व 
त्यांस बाहेर आणून म्हटलें, २० जा आणि मंदिरांत उभे 
राहून या जीवनाची सवे वचनें लोकांस सांगा. २१ हे 
ऐकून ते पहाटेस मंदिरामध्ये जाऊन दिक्षण देऊं लागले. 
इकडे मुख्य याजक व त्याजबरोबर जे होते त्यांनीं येऊन 
धर्मसभा व इस्राएल लोकांचें वडीलमंडळ हीं 'एकत्र बोला- 


विलीं, आणि त्यांस आणावयास. तुरुंगाकडे पाठविलें. २२ | 





शिपाई तुरुंगांत गेले तों ते तेथें नाहींत असें पाहून त्यांनीं 
परत येऊन सांगितलें कीं २३ तुरुंग चांगल्या व्यवस्थेने 


बंद केलेला, आणि दरवाजांत पहारेकरी उभे राहिलेले अखे. . 


आम्ही पाहिलं खरें, परंतु उघडल्यावर आम्हि ऑत कोणी 
सांपडल नाहीं, २४ हें वर्तमान ऐकून योचा काय परिणाम 
होईल याविषयीं मंदिरांचा सरदार व मुख्य याजक धोदा- . 
ळ्यांत. पडले. २५ इतक्यांत कोणी येऊन त्यांस असें 
सांगितलें कीं पाहा; ज्या मन॒ष्यांसं तुम्हीं तुरंगांत ठेविलें 
होतें ते मंदिरांत उभें राहून लोकांस' शिक्षण देत 'आहेंत 
२६ तेव्हां सरदारानें शिपायांसंह जाऊन त्यांस लुळूम न 
करितां आणिलें; कारण लोकं आपणांला दगडमार करितील - 
असें त्यांस भय होतें. २७ त्यांनीं त्यांस आणून धर्मसभेपुढें 
उभें केलें. तेव्हां मुख्यः याजकाने त्यांस बिचारिले, २८ 
या नामाने शिक्षण देऊं नका असें आम्हीं तुम्हांस निक्षून . 
सांगितलें कीं नाहीं ९ तरी पाहा, तुम्हीं आपल्या शिकव: 
णीनें यर्दाळेम भरून टाकिलें आहे, आणि या माणसाच्या 
रक्तपाताचा दोष आम्हावर आंणावयास पाहतां. २९ तेव्हां 
पेन्नानें व इतर प्रेषितांनी उत्तर केळे, आम्ही - मनुष्यापेक्षां. 
देवाला मानिलें पाहिजे. ३० ज्याला तुम्हीं खांबावर टांगून 
मारिलें त्या येशूला आमच्या पूर्वजांच्या देवाने 'उठविलें; 
३१ त्यानें इखाएलाला: पश्चात्ताप व पापांची क्षमा. ही 
देणगी द्यावी म्हणून. देवाने त्याला आपल्या उजव्या. हस्तें 
राजा व तारणारा असें उच्च केलें. या गोष्टीविषय़ीं आम्ही 
त्याचे साक्षी आहों; ३२ आणि जो पवित्र आत्मा देवाने 
आपल्या आक्ञा पाळणार्‍यांस दिला आहे तोहि साक्षी आहे. 
३३ हे ऐकून ते इतके न्विडले कीं त्यांनीं त्यांस जिवें 
मारण्याचे मनांत आणिलें. ३४ तेव्हां सर्वे लोकांमध्यें 
प्रतिष्टिते असा मानलेला गमलियेलळ नांवाचा एक परूशी 
शास्त्राध्यापक होता; त्यानें धर्मसभेंत उभे राहून त्या 
मनुष्यांस जरासें बाहेर काढावयास सांगितलें. २५ मग तो 
त्यांस म्हणांला, अहो इस्राएल लोकांनो, तुम्ही या मनुष्यांचें 
काय करणार याविषयीं आपणांस संभाळा. ३६ कारण कांहीं 
दिवसांपूर्वी धथुदास हा पुढें येऊन मी कोणी तरी आहें असें 
म्हणूं लागला; त्याला सुमारें चाररों माणसें मिळाली; तो 
मारला गेला . आणि जितके त्याला मानीत होते त्या 


१२९ 


भअ० ५४३६-७७ 


प्रेषितांची झत्यें 





सर्वांची. दाणादाप्प होऊन ते नाहींतसे झाळे. ३७ त्याच्या 
मागून ग्राठीलकर यहूदा . नांवनिद्ी होण्याच्या दिवसांत 
पुढें आला व त्यानें पुष्कळ लोक्रांस फितवून आपल्या 
नादीं लाविळें; त्याचाहि. नाश झाला; व जितके त्याला 
मानीत होते त्या. सवोची दाणादाण झाली; ३८ म्हणून 
मी तुम्हांस. आतां सांगतों, या माणसांपासून दूर. राहा. व 
त्यांच्या वाटेस जाऊं नका; कारण हा बेत व हें काम 


मतुष्यांचें असल्यास नष्ट होईल; २९ परंतु देवाचें असल्यास 


तुमच्यानें ते नष्ट करवणार नाहीं; तुम्ही देवाचे बिरोधी मात्र 
ठराल..४० तेव्हां त्यांनीं त्याचें सांगणें मान्य. केळें; त्यांनीं 
ग्रेषितांस बोंलावून फटके मारविळे, आणि येशूच्या नामाने 
बोलं नका अक्षी ताकीद देऊन त्यांस सोहून दिलें..४१ ते 
तर आप्रण. त्याच्या नामासाठीं. अवमानास. थोग्य ठरलो 
यामुळें आनंदित होऊन धर्मसभेपुहून निघाले; ४२..आणि 
येश्व. हा ख्रिस्त आहे असें ते मंदिरांत व घरोघरीं नित्य 
शिकवितां. व सुवातो .गाजवितां राहिले नाहींत. * 
:: _ *,१ त्या काळीं. शिष्यांची संख्या वाढत. चालली 
द -असतां हेहेगी यहूद्यांनी इत्री लोकांसंबेधानें कुरकूर 


*“ केली; कारण .रोजच्या वांटणींत. त्यांच्या 'विधवांची : 


उपेक्षा होत असे. २ तेव्हां आरा. :जणांनीं शिष्यगणाला 
बोलावून म्हटलें, आम्ही देवाचें वंचन सांगण्याची सेवा 
सोडून प्ॅक्तिसेवा करावी हें आम्हांस बरें वाटतं नाहीं. ३ 
तर बंधुजनहयो, तुम्ही आपल्यामधून पवित्र आत्म्याने व 
ज्ञानाने पूर्ण अशीं सात प्रतिष्ठित मनुष्ये शोधून . काढा, 
त्यांस आम्ही या कामावर नेमू; ४ म्हणजे आम्ही प्रार्थनेत 
व वचनसेवेंत:तत्पर राहूं. ५ ही गोष्ट सवे.. लोकांना. बरी 
वाटली; नंतर विश्वासाने व पवित्र आत्म्याने पूर्ण असा 
स्तेफन;: आणि फिलिप्प, प्रखर, नीकानुर, तीमोन, . पार्मिना 
: व यहूदीयमंतानुसांरी नीकलाव अंत्युखीयकर यांस त्यांनीं 
निवडिळें; ६ त्यांस त्यांनीं प्रेषितांसमोर- उर्भे केलें; आणि 
त्यांनीं प्रार्थना करून त्यांजवर हात ठेविले. 
७ मग देवाच्या वचनाचा प्रसार झाला; यरुळलेमांत 
शिष्यांची संख्या फार वाढली; याजकवरगातील पुष्कळ 
लोकांनीं या विश्वासाला मान्यता दिली 0 


स्तेफनाबर हल्ला 

८ स्तेफन कृपा व सामर्थ्य यांहीं पूर्णे होत्साता लोकांत 
मोठीं अद्भुतें व. चिन्हें करीत असे. ९ तेव्हां लीबिर्तिन 
नामक लोकांची सभा, कुरेनेकर, आलेक्सांद्रियेकर आणि 
क्रिलिकिया.व आसिया यांतील लोकांपैकी कितीएक इसम 
उठून स्तेकनाबरोबर वादविवाद करूं लागले; १० पण तो 
ज्या ज्ञानाने व ज्या आत्म्याने बोलला त्यांस त्यांच्यानें तोंड 
देववेना. ११ तेव्हां त्यांनीं कांहीं लोकांस भर देऊन, आम्हीं 
याला मोशे ब देव यांजविरुद्ध दुभोषण करितां ऐकळें असे 
म्हणण्यास लाविलें; १२ आणि त्यांनीं लोकांस, वडिलांस 
व झाळ्यांस चेतविलें. त्यांनीं त्याजवर चाल करून त्याला 
धरून धर्मसभेंत नेलें; १२३ आणि त्यांनीं पुढें उभे केलेले 
खोटे साक्षी म्हणाले, हा माणूस या पवित्रस्थानाच्या व 
नियमशास्राच्या विरुद्ध बोलण्याचं सोडीत नाहीं; १४ आम्हीं 
त्याला.:असें. बोलतांना ऐकलें कीं हा नासोरी येशू हें स्थान 
मोहून टाकील आणि मोशार्ने. आपल्याला .ळावून दिलेले 
परिपाठ बदलून टाकील. १५ तेव्हां धर्मसभेंत बसलेले सर्वे 
त्याजकडे. निरखून पाहत असतां त्यांस त्याचें मुख देव 

दूताच्या मुखासारिखें दिसले 

स्तेफनाचं भाषण 

- १ मग मुख्य याजक म्हणाला, या गोटी अशाच 
५७ आहेत काय ६ २ तेव्हां तो म्हणाला, बंधुजनहो व 
. वडील मंडळींनो; ऐका. आपला पूवेज अब्राहाम हारान 
प्रांतांत जाऊन राहण्यापूर्वी मेसोपटेम्या देशांत असतां 
गौरवी देवानें त्याला दर्शन देऊन ग्हठलें, ३ तूं आपला 
देशा व. आपले नातलग सोडून मी तुला दाखवीन त्या 
देशांत ये. ४ तेव्हां तो खास्दयांच्या देशांतून निघून हारा- 
नांत. जाऊन राहिला; मग त्याचा बाप मेल्यावर देवानें 
त्याला तेथून आणून सध्यां तुम्ही राहतां या देशांत ठेविलें; 
७-पण ह्यांत: त्याला वतन दिले. नाही, पाऊलभर जमीन 
देखील नाहीं; तथाषि त्याला मूलबाळ नसतां देवाने वचन 
दिळें.कीं हा देश तुझा व तुझ्यामागे तुझ्या संततीचा असा 
मी करीन. ६ देवाने आणखी असें सांगितळें कीं तुझी 
संतति परदेशांत जाऊन उपरी होईल, आणि ते लोक 


| त्यांस दासं करून चारशे वर्षे जाचतील. ७ ज्यांचे दास्य तें 


१ड० 


तांच हत्ये 


अ० ७:५७-२-५ 





करीतो असतील त्या लोकांचें पारिपत्य मी करीन, असें देवाने 
'सांमितटें;- आणि त्यानंतर ते तेथून निघून माझी सेवा य़ा 
ठिकांगीं करितील असेंहि म्हटलें. ८ त्यानें त्यास सुंतेचा करार 
जावून,दिला; :हा करार झाल्यानंतर त्याला इसहाक झाला; 
त्याची त्यानें आठव्या दिवशीं सुंता केली; .मग इसहाकाला 
याकोब झाला व य़ाकोबास बारा कुलाधिपति झाले. ९. नंतर 


कुलाधिपतींनीं. हेव्यामुळें योसेफाला मिसर दे्यांत विकून 


टाकिले; पण देव त्यासह होता. त्यानें त्यावरील सवे संकटां- 
तून त्याला. सोडविले; १० आणि मिसर देश्याचा राजा फारो 
:याच्या दृष्टीने ज्ञाता व त्याच्या .कृपेंतला असें केलें; यावर 
त्यानें. मिसर देशावर व आपल्या. सर्वे, घरावर त्याला अधि- 
कारी केलें. .-११ मग सर्वे मिसर देशांत व कनान देद्यांत 
दुष्काळ पहून जबर संक्रट. आलें; आणि आपल्या पूवेजांस 
अन्न. मिळेना. १२ तेव्हां :मिसर देशांत -घान्य आहे . हे 
ऐकून याकोबाने. तुमच्याआमच्याः पूवेजांस पहिल्याने पाठ- 
विले. ३३ मग. दुसर्‍या खेपेस-:-ओोसेफाची व. त्याच्या 
भावांची ओळख श्ञाली; आणि योसेफाचें कूळ फारो.राजाला 
कळलें. १४ तेव्हां योसेफाने, आपला; बाप याकोब व 
आपले सगळे नातल्ग,. म्हणजे - पंचाहत्तर असामी, यांस 


ब्रोलावर्णे पाठवून भाणविलें, .१५. याम्माणें याकोब मिसर 


देशांत गेळा; आणि तेथें तो व-आपले: पूर्वज मरण, पावले 


3६. त्यांस: दखेमांत . नेळें आणि जी.'कबर,. अन्नाद्वासालें . 
शखेमांत हृमोर याच्या पुत्रांपासून रोख. रुपये: देऊन विक्रत 


घेतलेली.. होती तींत त्यांस. पुरिळें. .१७ : मग... देवानं 


अब्राहामाला जें वचन दिलें होते त्याचा समय जूस-. 


जसा जवळ आला तसतसे ते लोक, १८ योसेफाची 
माहिती. नसलेला असा दुसरा राजा मिसर देश्याच्या गादीवर 
बसेपर्यंत, मिसर , देशांत वाहून संख्येने पुष्कळ -झाले. 
१९ तो राजा तुमच्याआमच्या लोकांबरोबर कपटाने 
वागला आणि त्यांची बाळकें वांचूं नयेत म्हणून तीं बाहेर 
टाकून देणें त्यार्ने त्यांस भाग पाडिटें; असा. त्यानें आपल्या 
पूर्वजांचा छळ केला. २० त्या दिवसांत मोदो जन्मला, 
तो अतिशय सुंदर होता; त्याचें पालनपोषण तीन महिने- 
पर्यंत त्याच्या बापाच्या घरीं झालें; २१. मग त्याला 


बाहेर - टाकण्यांत आळें . असतां फारोच्या कन्येने त्याला । 


घेऊन. आपला पुत्र म्हणून प्राळिटें.: . २२: भोणाळा 
'मिसरी लोकांच्या संवे विद्यांचें शिक्षण':मिळाठें;-औणि क्षे 
भाषणांत व कृतींत पराक्रमी : होता. '२३ भग. तंयोळा 
.वाळिसावें . वर्धे लागलें. तेव्हां त्याच्या : मनांत आठे की 
,आपले' बंघुजन म्हणजे इल्लाएलाचें- संतान ह्यांची भेट 


-घ्यावी, :२४ एकदा त्यांतील: कोणाएकाचा अन्याय होत 


आहे. असें पाहून मोझानें. त्याचा केवार .घेतंला, आणि 
'सिसऱ्याला .. मारून. : त्या . जाचलेल्या इसमाची. दाद 
:शाविली::: २५ तेव्हां . आपल्या.. हातानें .निजबांधंवांची, देव 
कश्ची सुटका करीत. आहे हें त्यांस. समजेल म्हणून त्याला 
वाटलें होते, पण त्यांस. समजले नाहीं. २६ मग दुसऱ्या 
दिवशीं कोणी भांडत असतां, तो त्यांच्यापुढे येऊन त्यांची 
समजूत करण्याक्ररितां म्हणाला, ग्हस्थांनो, तुम्ही भाऊबंद 
आहें; एकमेकांचा अन्याय कां करितां १ २७ तेव्हा जो 
आपल्या." हेजाऱ्याचा अन्याय . करीत होता तो त्याला 
ढकळूत.;देऊन म्हणाला, तुला आम्हांवर अधिकारी व 
न्यायाधीश कोणीं केळे १ २८ काल तूं मिसऱ्याला ठार 
मारिले 'तसें. मलाहि मारावयास “पाहतोस काय १ २९ हे 
शब्द ऐकतांच मोझे . पळून गेला, भाणि मिद्यान देशांत 
प्रवासी असा झाला; तेथें त्याला दोन. पुत्र झाळे. २०.म 
चाळीस वर्षे भरल्यावर सीनाय डोंगराच्या रानांत, 
झुडपांतील . अशिज्वालांत-.. त्याच्या . इृष्टीस . एक देबदूत' 
पडला. ३१. हे. पाहून-मोझाळा- त्याचें. आदये. .काटलें 
आणि काय़ तें:नीट पाहण्याकरिता तो जवळ:गेला, तेव्हां 
प्रभूची वाणी अक्षी झाली कीं ३२ मी तुझ्या पूर्वजांचा 
देव, म्हणजे अन्नाह्ममाचा; इसहाकाचा व याकोबाचा देव 
आहे. तेव्हां मोदो कंपित होऊन त्याला पाहाबयाचें पैये 
झालें. नाही. ३३ नंतर प्रभूने त्याला म्हटळें, तूं आपल्या 
पायांतला जोडा काढ; कां तर ज्या जागेवर तूं उभा 
राहिला आहेस ती पवित्र भूमि आहे. ३४ मिसर देशां- 
तल्य़ा माझ्या. लोकांची विषत्ति. मी खचीत पाहिली आहे, 
त्यांचें कण्हणें ऐकळें आहे, आणि त्यांस सोडविण्यास मी 
उतरलो आहें; तर आतां ये, मी तुला मिसर देशांत 
पाठवितों.. ३५ तुला अधिकारी किंवा न्यायाधीश कोणीं 
केलें, असें न्या मोशाल्य ते अडवून बोलले. होते, त्याला 


१४१ 


अ« ७१३५-६० 


- प्रेषितांची कृत्ये 





झुडपांतं दशन झालेल्या देवदूताच्या हस्ते, देवाने अधिकारी 
व मसुक्तिदाता- असें करून पाठविलें: ३६ त्याने मिसर 
देद्यांत,:तांबख्या समुद्रांत व अरण्यांत चाळीस 'वर्षे अद्भतें 
व च्विन्हे. करून .त्या लोकांस काढून पुढें नेलें. ३७ तोच 
मोशे इंख्राएल लोकांस म्हणाला, *“ देव तुमच्याः बांधवांत 
माझ्यासारखा संदेष्टा तुम्हांसाठीं उत्पन्न करील. १ ३८. रोनां- 


तीरू मंडळीमध्यें-सीनाय परवेतांवर त्यांच्याशीं बोलणाऱ्या :! . 


देवदूताबरोबंर. आणि आपल्या पूर्वेजांबरोबर जो होता 'त्तो 
हाच: आहे; त्यालाच . तुम्हांआम्हांला . देण्याकरितां जिवंत 
वर्चनें सिळोलीं; २९ त्यांचें ऐकावयांस आपले पूर्वज मान्य 
नव्हते; 'तर. त्यांनी त्यांला लिक्कारिळें व आपलें :मन 
मिसर देझाकंडे फिरवून ४०' ते अहरोनालां. म्हणाले, 
आमच्यापुढे . चालतील. असे देव आम्हांस करून 
दे; कारण ज्यानें आम्हांस. मिसर देशांतून आणिलें 
त्या या: मोझांचें काय झालें हें आम्हांस कळत 
नाहीं... ४१ मग.- त्या दिवसांतं. . त्यांनीं बैलाची. मूर्ति 
बनवून “ बॅ. तिला . यज्ञ करून आपल्या हातच्या 
'कृतीबद्दल' उत्साह केला.. ४२ तेव्हां देवाने विमुख 


होऊन त्यांस आकाशांतील सेनागणाची सेंवा कराक्यास | 


सोडन - दिलें; याविषयीं संदेष्टयांच्या पुस्तकांत लिहिले 
“हे इस्राएलाच्या धराण्या,. तुम्हीं चाळींसं वर्षे * 
अरण्यात यज्ञ व बलिदार्ने 'मला'क्रेलीं काय १ 
४३ मोलखांचा मंडप व रेफान'दैवंत यांचा तारा 
तुम्ही. उचळून घेतला, 
म्हणजे ज्या मूर्त तुम्हीं पुजण्याकरितां केल्या त्या; 
मी तुम्हांला बाबेलच्या पठीकडे नेऊन ठेवीन. 
४४ तूं जो नमुना पाहिल! त्याप्रमाणे आज्ञापटांचा निवास- 
मंडप कर; असें ज्यानें मोशाला सांगितलं. त्यानें नेमल्या- 
प्रमाणें तो मंडप रानांत आपल्या पूर्वजांचा होता.- ४५ जीं 
- राष्ट्रे देवाने त्यांच्यांसमोरून घालविलीं, त्यांचा देश आपल्या 
पूवेजांनीं स्वाधीन क€ून घेतला, तेव्हां हाः जो मंडप 
'आपले पूर्वज दानिदाच्या दिवसापर्यंत परंपरेनं प्राप्त करून 
घेतं आले तो त्यांनीं यहोशवावरोवर देशांत आणिला. 
४ दाविदावर देवांची कृपादष्टि झाली; आणि त्यानें 


थकोबाच्या देवासाठी निवासस्थान बांधण्याची विनंति 


केली; ४७ परंतु तें ग्रह शलमोनानें त्याच्यासाठी 
बांधिळें. ४८ तथापि जो परात्पर तो हातांनीं बांधलेल्या 
घरांत राहत नाहीं; संदेष्टयाने म्हटलें आहेः ४९ प्रमु 


-म्हणतो, आकाश माझे राजासन आहे, 


पृथ्वी माझें पादासन आहे; 

तुम्ही माझ्यासाठी कशा प्रकारचें घर बांघंणार £ 

किंवा माझ्या विसाव्याचें स्थान कोणतें ? 
५० माझ्या हातानें ह्या सवे वस्तु केल्या नाहींत काय ? 

५१ अहो ताठ मानेच्या आणि हृद्यांनीं व कानांनी 
बेखुंती लोकांनो, तुम्ही पवित्र आत्म्याला सर्वेदा अडवितां; 
जसे तुमचे पू्वेज तसे तुम्हीहि. ५२ ज्याचा तुमच्ये 
पूवेजांनीं पाठलाग केला नाहीं असा संदेष्ट्यांपैकी कोण 
होता बरें १ ज्यांनीं त्या. नीतिवान्‌ पुरुषाच्या आगमनाविषयीं 
पूर्वी सांगितलें त्यांस त्यांनीं जिवे मास्लिं; : त्याला घेरून 
देणारे व जिवे मारणारे असे आतां तुम्ही निघाला; ५३ 
ज्या तुम्हांस देवदूतांच्या योगें योजलेलें नियमद्यात्ञ श्राप 
झालें त्या तुम्हीं तें पाळिलें नाहीं । 

स्तेफनाचा मृत्यु | 

' रड त्याचे हें भाषण त्यांच्या अंतःकरणास इतकें झोंबले 


| कीं ते त्याजवर दांतओठ खाऊं लागले; ५५ परंतु पवित्र 
.| आत्म्याने पूर्णे होऊन त्याने आकाशाकडे दृघ्टि लाविली, 
। तेव्हां देवाचें तेज व देवाच्या उजवीकडे येशूला उंभें 


राहिलेले त्यानें पाहिलं, आणि म्हटलें कॉ पाहा, ५६ 


। आकाड उघडले आहे, व मनुष्याचा पुत्र देवाच्या 
'उजंबीकडे उभा राहिला आहे असें माझ्या दृष्टीस पडतें. 
'५७ तेव्हां ते मोठी आरोळी मारून व कांन बंद करून 


एकचित्तार्ने. त्याच्या अंगावर तुटून पडले. ५८ मग ते 
त्याला शहराबाहेर घालवून दगडभार करू लागले; आणि. 
साक्षीदारांनी आपलीं वंत्रं शोल नामक एका तरुणाच्या 
पायाजवळ ठेविली; ५९ तेव्हां ते स्तेफनाला दगडमार 
करीते असतां तो प्रभूचा धावा करीत म्हणाला, हे प्रभू 
येशू, माझ्या आत्म्याचा स्वीकार कर. ६० मग गुडघे 
टेकून तो मोठ्याने ओरडला. हे प्रभू, हें पाप त्यांकडे मोजू 
नको. असें बोलून तो झोपीं गेला. 


डर 


प्रेषितांची कृत्यें 





खिस्ती लोकांचा छळ आणि पांगापांग. - 


-. १ त्याच्या वघाविषयीं. शौल मान्य होता. 
€ त्या दिवसांत यराठेमांतल्या मंडळींचा मोठा पाठलाग 
झाला; म्हणून प्रेषितांखेरीज ते सवे यहूदीया 
द शोमरोन या प्रदेशांत पांगून गेले. २ स्तेफनाला 
धार्मिक मनुष्यांनीं नेऊन पुरिळें, आणि त्याजसाठीं मोठो 
शोक केला.: ३ इकडे शोलानें मंडळीस हैराण करून टाकिले, 
तो घरोघर जाऊन पुरुषांस व ल्त्रियांसहि धरून आणून 
वुरुगांत :टाकीत असे. 
शोमरोनामध्ये फिलिप्प 
४ तेव्हां जे पांगून गेले. ते वचनाची सुवार्ता 
सांगत देशांतून फिरले, ५ आणि - फिलिप्पाने शोमरोन 
शहरी जाऊन त्यांस ख्रिस्ताची घोषणा केली. ६ 
तेव्हां लोकसमुदायांनी ऐकून व फिलिप्प दाखवीत 
होता तीं चिन्हें पाहून त्यानें सांगितलेल्या गोष्टींकडे 
एकमताने लक्ष . दिलें. ७ ज्यांस अशुद्ध आत्मे लागले 
होते त्यांच्यांतील . पुष्कळांतून ते अश्चुद्ध आत्मे मोठ्याने 
: ओरडून निघून गेले; पुष्कळ पक्षघाती व पांगळी 
मनुष्ये. बरी झालीं; ८ आणि.त्या नगरांतः फार. आनंद झाला. 
शिमोन जादूगार 
९ त्या . नगरांत जादूगिरी करून. शोमरोनी लोकांस 
थक्क करणारा असा शिमोन. नांवाचा. कोणीएक मनुष्य 
होता, आणि मी कोणी मोठा आहे असें तो. सांगत 
असे. १० सर्व लहानथोर : त्याचें . लक्षपूवैक ऐकून 
बोलत असत कीं जिला देवाची महाद्राक्ति म्हणतात ती 
हा. आहे. ११ त्यानें त्यांस. -दीधकाच्ठापासून आपल्या 
जादूरिरीने थक्क केलं होतें, म्हणून त्यांचें लक्ष, त्याजकडे 
होते; १२ तरी -फिलिप्प देवाचें राज्य .व येश. ख्रिस्ताचे 
“ नाम यांविषयींची सुवार्ता. सांगत. होता . तेव्हा लोकांनीं 
विश्वास 'थरिला; आणि-पुरुष क स्रिया यांचा बाप्तिस्मा झाला. 
१३ शिमोनानेहि स्वतः विश्रास धरिला व॑ बाप्तिस्मा घेऊन 
तो. फिलिप्पाच्या. सहवासांत राहिला; आणि जीं चिन्हें 
व मोठीं अद्भुत कृत्यें घडली तीं पाहून तो थक्क झाला 
शोमरोनासध्ये पेज बयोहात . . 
७१४. नंतर 


शओोमरोनाने . देवाचें :वचन “ स्वीकारिळे | 





त्यांस. पवित्र आत्मा मिळावा म्हणून, त्यांजसाठीं . प्रार्थना 
केली; १६ कारण. तोंपर्यंत त्यांच्यांतील कोणावरहि.तो आला 
नव्हता; केवळ प्रमु- येशूच्या नामांत . त्यांचा बासिस्म! 
झाला होता. १७ तेव्हां त्यांनीं. त्यांजवर आपले हात 
ठेविले आणि त्यांस पबित्र “आत्मा मिळाला. १८ नंतर 
प्रेषितांचे हात ठेविल्यानें पवित्र आत्मा मिळतो हें 
शिमोनानं पाहून त्यांस द्रव्य दाखवून म्हटलें, १९ ज्या 
कोणावर मी आपले हात ठेवीन त्याला पवित्र आत्मा 
मिळावा असा अधिकार मलाहि द्या. २० तेव्हां पेत्र 
त्याला म्हणाला, तुझ्या रुप्याचा तुझ्याबरोबर नाश होवो, 
कारण देवाचें दाव पैक्यानें मिळवावयाचा तूं. विचार 
केला. २१ र्‍या गोष्टींत तुला भाग किंवा वांटा नाहीं 
कारण तुझें अंत:करण देवाच्या दृष्टीनें नीट नाहीं: २२ 
तूं या आपल्या दुष्टतेचा पश्चात्ताप करून प्रभची 'प्रार्थना 
। कर, म्हणजे तुझ्या अंतःकरणांतल्या कल्पनेची तुला 





कदाचित, क्षमा होईल; .२३ कारण तू अतिशय कहू- 


पणांत व अधर्माच्या. बंधनांत आहेस असें माझ्या 

: दृष्टीस येतें. २४ तेव्हां शिमोनानं म्हटलें, तुम्हीं सांगि- 
तलेल्या गोष्टींपैको. कांही. मजवर येऊं नये म्हणून तुम्हीच 
माझ्यासाठी :प्रभूची प्रार्थना करा. 

२५ नंतर त्यांनीं साक्ष देऊन प्रभूचे वचन गराज- 
विल्यावर ते यरछालेमांत परत . आले; तेव्हां त्यांनीं 
शोमरोनी लोकांच्या पुष्कळशा गांवांतून सुवाती सांगितली. 

फिलिष्प व हबशी धंढ 

नंतर. प्रभूच्या दूतानें फिलिप्पाला म्हटलें, र 
जी वाट यरुऱलेमापासून ,गजञाकेडे जाते त्या व्र. 
म्हणजे. .दक्षिणेकडे जा. 
उठून निघाला; आणि पाहा, एक.कूशी षेढ, कूशी लोकांची 
राणी कांदके हिचा मोठा अधिकारी होता ब॑ त्याच्या हातीं 
तिचें सवे भांडार होतें; तो . यरुशलेमांत भजनासाठीं 
आला होता; २८ तो परत जातांना. आपल्या रथांत 
बसून यंशया. संदेट्याचा ग्रंथ वाचीत होता. २९ 
::६ एथिओपियन किंवा हंधशी. 


२६ 


१ड्रे 


ती रान आहे.. २७ मम तों 


अ ट४३--रेर 


क 


असें यरदालेमांतल्या प्रेषितांनी ऐकून त्यांजकंडें पेत्र व 
ब ग्रोहान यांस. पाठविलें; १५ ते तेथें आल्यावर त्यांनी, 


अ०.८४२९-९४१३ प्रेषितांची कृत्ये 


्मपममन वानानन फिलिप्पाला आत्म्याने सांगितलें, .तूं जाऊन | आढळला; आणि कैसरीया एथें येईपर्यंत त्यांला वाटेंत 

त्याचा रथ गांठ. ३० फिलिप्प धावत गेला :तेव्हां । जीं गांवे लागलीं त्यांतून जातांना त्यानें - सुवाता 

त्यानें त्याला यशया संदेष्टयाचा ग्रंथ वाचतांना ऐकले; | सांगितली. 

त्यावर. तो.. म्हणाला, आपण जें वाचीत आहां तें शोलाचें धमातर 

आपणास समजतें काय ? . ३१ त्यांने म्हटलें, कोणीं १ हा वेळपर्यंत झोल प्रभूच्या शिष्यांस 

मार्ग दाखविल्यावांचून मला कसे समजेल £ मगं ण धमकावण्या दाखविणे व. त्यांचा धात करणें याः 
विषयीं फार आवेश्ी होता. २ त्यानें प्रमुख 


त्याने." फिलिप्पालळा आपल्याजवळ  बसांवयाला :वर 
बोलाविळें. ३२ तो जो झारलेख वाचीत होता तो ' याजकाकडे जाऊन त्याजपासून दिसिष्कांतल्या धर्मसभांस 















हा. होता अश्लीं पत्रें मागितलीं कीं त्या मार्गाचे अनुसारी पुरुष 
त्याला मेंढरासारिखें वधासाठीं नेर* किंवा श्रिया त्यास आढळल्यास त्याने त्यांस बांधून 
आणि जसें कोकरू : | यरदालेमास आणावे. ३ मग जातां जातां असें झालें 
-. आपल्या कातरणाऱयाच्य़ा पुढें गप्प असतें, कीं तो दिमिष्काजवळ पोहंचला; त्या वेळीं अकत्त्मात. 
तसा. तो आपलें तोंड उघडीत नाही; :.. | त्याच्यासभोवतीं आकाह्यांतून प्रकाश चमकला. ४ तेव्हां. . 
३३ त्याच्या लीन. अवस्थेंत त्याला न्याय मिळाला | तो भूमीवर पडला, आणि त्यानें अशी वाणी आपणा- 
नाहीं बरोबर बोलतां ऐकली, शोला, शोला; माझा छळ कां करि- 
त्याच्या . पिढीचे. वर्णण कोणे करील £ ।तोस १ ५ तेव्हां तो म्हणाला, प्रभो, तू कोण 


कारण त्याचा जींचे एध्वीवरून घेतला गेला. आहेस ?१ त्यानें म्हटलें, ज्या येशूचा तूं छळ करितोस 
३४ तेव्हां षंढानें फिलिप्पाला म्हटलें, संदेष्टा कोणा- | तोच मी आहें; ६ तर ऊठ, व नगरांत जा, म्हणजे 
ब्रिषयीं असें म्हणतो, . त्वतःविषयीं किंवा “ दुसर्‍या | तुला जें करावयाचें तें. सांगण्यांत येईल. ७ त्याच्या- 
कोणाविषयी, हें मला सांगाल का १ ३५ तेव्हां फिलि- | बरोबर जीं मनुष्ये जात होतीं तीं स्तब्ध उभी 
प्पानें बोलावयास आरंभ. केला “व या. लेखांपासून । राहिली. त्यांनीं ध्वनि ऐकला खरा, पण त्यांच्या दृष्टीस 
सुरुवात करून येशची सुवार्ता त्याला सांगितली. ३६ ! कोणी पडळें नाहीं: ८ मग शौलानें भूमीवरून उठून 
मग्न वाटेने जात. असतां ते. एका जलसंचयाजवळ : डोळे उघडले तों त्याला दिसेनासे झालें, तेव्हां त्यांनीं 
झले, तेव्हां षंढ म्हणाला, पाहा हे पाणी; मला | त्याला हाती. घरून दिसिष्कांत नेलें. ९ तेथें तो तीन 
बांपिस्मा घेण्यास काय अडचण £ ३७ ( फिशिप्पाने , दिवस अंधळा होतो व त्यानें कांहीं खांत्रेंप्याळें नाहीं 
म्हटलें, जर आपंण:; झापल्या सर्व अंतःकरणाने विश्वास | *: द्मिष्कामंध्ये शोलं 
'घरितां तर सोग्य आहे. . तेव्हां त्याने, उलर दिलें, | . १० इकडे दिसिष्कांत हनन्या नांवाचा कोणीएक 
येथ. खिल्त देवाचा पुत्र - आहे. असा मी विश्वास | शिष्य होता; त्याला प्रमुं दृष्टांतांत म्हणाला, हे हनन्या; 
धरितो: ) ३८:- तेव्हां त्यानें .र्थ उभा. करावयास ' त्यानें. म्हटळे, काय प्रभु £' 33 प्रभु त्याला म्हणाला, 
सांगितळें;:: मग - फिलिप्प- व षंढ असे. ते उभयतां | उठून नीट: नांवाच्या रस्त्यावर. जा, आणि यहूदाच्या 
पाण्यांत. उतरले; आणि त्यानें माला आसिस्मा दिला. | घरीं: तासकर “शौल मोंवाच्या मनुष्याचा शोध कर; 
३९ :मग:: ते पाण्यातून वर आहले तेव्हां प्रभूचा आत्मा । कारण पाहा, तो ' प्रार्थना करीत आहे; १२ आणि 
फिलिप्पाला घेऊन गेला; : म्हणून तो पुनः बंढाड्या | हनन्या नांवाच्या . कीणा मनुष्याने आंतं येऊन डोळे 
दृष्टीस पडला नाहीं; नंतर तो. आपल्या वाटेने हर्ष । नीट होण्यासाठी आपणावर हांत  ठेविळे असें त्यानें 
करीत वालला. ४० इकडे. फिलिप्प अजोत :नगरांत ! पाहिलें आहे. १२ तेव्हां हनन्यानें उत्तर केले, प्रभो, 


१1.84 


प्क्तरची - क्त 


अ० ९११३-३९ 





यश्कालेंमांतल्यी तुझ्या पवित्र जनांचें ह्या मनुष्याने 
किती वाहैटे केळे आहे. हें पुष्कळांच्या तोंडून मीं 
"ऐके. आहें; १४ आणि एथेंहि तुझें नाम घेणाऱ्या 
स्वीस बांधावे असा मुख्य याजकांपातून त्याला अधि- 
कार मिळालॉ आहे. १५. तेव्हां प्रभूने त्याला म्हटलें; 
जौः कारणे विदेशी लोक, राजे व इल्लाएलाची संतति 
यांच्यासमोर माझें नाम घेऊन जाण्याकरिता तो माझें 
निवडलेले पात्र आहे; १६- आणि त्याला माझ्या नामासाठीं 
किती दुःख सोसावें लागेल हॅ मी त्याला दाखवीन. १७ 
तेव्हां हनन्या निघून त्या घरी गेला; आणि त्याजवर हात 
ठेवून म्हणाला, शौलभाऊ, तूं वाटेनें येत असतां ज्या 
प्रभूने म्णजे येशूने तुला दशन दिलें त्यानें मला यासाठीं 
पाठविलें आहे कीं तुला आपली दृष्टि यावी व तू पवित्र 
आत्म्याने परिपूर्ण व्हावें. १८ तत्क्षणी त्याच्या डोळ्यां- 
वरून खपल्यांसारिखें कांहीं पडे व: त्याला दृष्टि आलीं 
त्याचे उठून बापिस्मा घेतला. १९ मग अन्न खाल्ल्यावर 
त्याला शक्ति आली. 

ह्यानंतर तो दिमिष्कांतल्या शिष्यांच्या समागमांत कांहीं 
दिवस होता. २० त्यानें लागलेच सभास्यानामध्यें येश- 
'विषयीं गाजदिलें कीं तो. देवाचा पुत्र आहे. २१ तेव्हां 
सवे ऐकंणारे विस्मित होऊन बोलले, हें नाम घेणार्‍यांचा 
जो यस्दाठेमांत नाश करीत होता तो हाच नव्हे काय? 
हा तर त्यांस बांधून मुख्य याजकांकडे न्यावें म्हणूनच एथे 
आला होता; २२ पण शोलाला अधिक सामर्थ्यं प्राप्त होत 
"गेळें म्हणून त्यानें हाच ल्िस्त आहे असें सिद्ध करून 
दिलिष्कांत राहणाऱ्या यहूदी लोकांस कुंठित केळें. 

२३ असें पुष्कळ दिवस लोटल्यावर, यडूदी लोकांनीं 
त्याला जिवें मारावयाचा विचार भांडिला; २४ पण त्यांचा 
कट झोलाला समजला. ते त्याहा मारावयाकरितां वेशींचे 
दरवाजे रात्रंदिवस राखील होते; २५ परंतु त्याच्या 
शिष्यांनी त्याला रात्रीस नेऊन पाटीत बसविळें आणि 
-गांवकसावरूम खालीं उतरिलें. 

" यरुदाळेम व तार्स येथें होळ 

२६ मय तो यरुदाळेमांत आाठा तेव्हां त्यानें शिष्या 

'बरोबर विळण्यामिसळण्याचा यत्न केला; परंतु हा शिष्य 
1. 


आहें असा बिश्वास न धरितां ते सवे त्याठा भिळऊं लागले. 
२७ तेव्हां बणेंबा त्याला प्रेषितोकंडे घेऊन. आला आणि 
त्याला वाटेंत प्रभूर्चे दर्शन कसें झाळें, हा त्याच्याबरोबर 
कसा बोलला आणि. दिसिष्कांत त्यानें येशूच्या नामाने 
चेयाने कसें भाषण केळें हें त्यानें. त्यांस सांगितले. २८ 
तेव्हां तो यरशलेमांत कांही दिवस रसु येशूच्या नामानें 
घेर्यानें बोलत त्यांजंबरोबर जावभेत असे; २९ आणखी 
हेंब्रिगी यहूद्यांवरोबरहि वादविवाद करीत असे; तेव्हां ते. 
त्याला . मारावयास गत्नं करूं लागठे. ३० हें बंधुवर्गास 
समजल्यावर त्यांनीं त्याळा कैसरीयात नेऊन. पुढें तासौस 
पाठविले, 

३१ अशा प्रकारें सव यहूदीया, ग्राठीळ व शोमरोन 
या. प्रदेशांतील मंडळीस स्वस्थत! प्राप्त झाली, आणि तिची 
भृद्धि होऊन ती प्रभूंच्या भ्यांत व॑ पवित्र आत्म्याच्या 
समाधानांत चार्ढन वाढतं. गेली. र 
“... लोदये्थे पेत्र रोगीवरेकरतो 
: ३२ मग असें झाळें की पेत्र सवे पवित्ञ जनांत फिरत 
असतां (केद गांधांत जे राहत होतें त्यांजकडेहिं खाली 
गेला. ३३ तेर्थे त्याला ऐन्या नांवाचा एक मनुष्य आढळला, 
त्याला पंक्षषात झाल्यामुळें तो अंथरूण घरून आठ वर्षे 
पंडला होता. ३४ त्यांत पेत्राने म्हटलें, ऐन्या, येश्व. लिस्त 


' तुल बरें करितो, छठ व आपलें अंथरूण नीट कर. तेव्हां 


तो तात्काळ उढळा. ३५ नंतर लोद व झारोन यांतील 
सर्वे राहणाऱ्यांनीं त्याला पाहिलें व ते प्रभूकडे वळळे. 


३६ आणखी यापोमंध्यें टबीथा म्हणजे वुकेस या 
नांवाची कोणीएक शिष्यीण होती; ती संत्कगे करण्यांत ष - 
दानधर्म देण्यांत तत्पर असे. ३७ पुढें असें झालें कीं त्या 
दिवसांत ती. आजारी पहून मरण पावली; तेव्हां त्यांनीं. 
तिला धुऊन माडीवर खोलींत ठेविलें. २८ लोद यापोजवळं 
होतें; तेर्थे पेत्र आहे असें शिष्यांनी ऐकळें; म्हणून त्यांनीं 
येण्याला उं्ीर करू नको. ३५ तेव्हां पेत्र उठून त्यांज 
बरोबर गेला. तो तेथे पोहचंतांच त्यांनी त्याला माढीबर. 
नेढे; त्याच्याजवळ सर्व विधवा रढत उभ्या राहिल्या, आणि 


१४५ 


अ«० ९:३६--१०;२७ । प्रेक्तांची छृत्ये 


दुकंस. त्याच्याजवळ. असतां तीः जे .अंगरके व जीं वरे. | व मोठ्या चांदव्यासारिखें नार कोपरे घरून सोडलेठें एक 
करीत असे तीं त्यांनी. त्याला दाखबिली; ४० पथ पेत्राने । पात्र एम्बीवर उतरत आहे असें तो पाहता झाला; १२ 
त्या सर्वास आहेर काढिठें, मुडचे टेकून प्रार्थना केली, व त्यांत एथ्वीवरील सवे . चतुष्पाद प्राणी, सरपटणारे जेत 
कुडटीकडे बढूल म्हटळे, टबीचे, ऊठ... तेव्हां तिनें डोळे. . व आकाशांतील पाखरें होली. १२ मग त्यास अक्षी बागी 
उघडिले. ब. येत्राला - पाहून-ती उठून बसली. ४१' मय. [ झाली बॉ _पेत्रा, ऊठ; मारून खा. १४ पेत्र म्हणात्ा. 
त्यानें तिला हात देऊन . उठविठें; आणि पवित्र: जनांस व | नको, नको, प्रभू; असें कसें होईल १ कारथ-निधिद्ध आणि 
बिधू्वास बोलावून त्यांच्यापुढे तिठा.. जिवंत. असें. दर्भे । अश्चदध असें मी. कर्षी कांहीं खार्ह्ठे नाही. १५ मग : दुस- 
केलें. .४२ मग सर्वे यापोमरप्ये हे प्रसिद्ध झाळें आणि. यानें त्मास वाणी झाली कीं देवाने जें थद्धकेठेंतें तं. 
बहुतांनी.प्रभूवर विश्वास. ठेवि, ४३ नंतर असें झालें की | निषिद्ध मान नको. १६ असें तीन वेळां झाठें आणि 
तो .यापोंत -दिमोन नांवाच्या कोणाएका. चांभाराच्या एर्थे. | लागळेंच तें पात्र आकाशांत बर घेतलें गेळें, 








पुष्कळ दिवस राहिला १७ आपण पाहिलेल्या दृष्टांत काय असावा याविषयी 
पेत्र त्र कर्नेल्य पेत्र बिचारांत पडला असतां, पाहा, कर्नेल्याने. पाठनिळेलीं 
१ .कैसरीया येथें कर्नेल्य नामें कोभीएक पुरुष । माणसे सिमोनाचें धर शोधून दरवाजाजवळ येऊन उभी 


६ ७-.झ्टलिक  म्हटळेल्या पळुरणींत जमादार: होता.. २ । राहिळीं, १८ आणि त्यांनीं हाक मारून किचारिळें, धरिमोन 
तो धार्मिक ब आपल्या सर्वे कुटुंबासह देवाचे. मज. पेत्र. एथे पाहुधा. आहे काय? १९ पेत्र त्या दष्टांताविषयी . 
- बाळगणारा, ;'कोकांस -फार. दानघमे करणारा अ देवाची । विचार करीत असतां आत्मा त्याल! म्हणाला, पाहा, तीन 
नित्य निवेति. करणारा असा. होता. .३. त्यानें .दिवसाच्या | माणसें तुझा शोध करीत आहेत; २० तर उठून. खालीं कल 
सुमारें तिसऱ्या. प्रहरी प्रत्यक्ष. असा हश्चांत पाहिञा कीं । आणि कांहीं. कांक्षा न धरितां त्यांच्याबरोबर जा; 
आपणाकडे देवाचा दूत. येत. असून , कर्नेल्या, अक्ली हाक | मीं.त्यांस पाठविळें आहे. २१ पेत्र त्या मजुष्यांकडे खार्ली 
मारीत. आहे, - ४ तेव्हां-लो त्याजकडे ठक्ष डावून, अयभीत । येऊन म्हणाला, पाद्दा, ज्याचा तुम्दी शोध करितां तो मी. 
होळन म्हणात्प; काय: महाराज.१-स्वाने त्यांस म्हटलें, तुझ्या .! आहे; कोणत्या. कारणास्तव तुमचें एयें येणें शाठें? रर ते 
प्रार्थना व.तुझे दानधर्म हीं देवासमोर. स्मरनारव आलीं आहेत. | म्हणाले, .कर्नेल्य जमादार हा धार्मिक मनुष्य असून देवाचें 
५ .तर आतां. ग्रापोस मासे प्ाठीव आणि किमोन पेत्र । अस बाळगणारा. आहे आणि सर्वे यहूदी लोक. 
नांवाच्या एका पुरुत्राळा बोठावून आत; ६ .तो. शिमोन, | त्याच्याविषयी-चांगली साक्ष देतात; त्याला पवित्र देवदूतानें 
नांवाच्या कोणाएका चांभाराच्या. एथे पाहुणा आहे; त्याचें | कळविळें आहे की आपणाला आपल्या घरी बोलावून 
चर समुद्राच्या कार्टी आहे... > जो-देवदूत. त्याच्यावरोबर | अःपणापासून दोन शब्द ऐकावे. २३ मग त्यार्वे त्यास आंत 
बाठत होता तो. गेल्यानंतर. त्यानें आपल्या घरच्या दोघां | बोलावून त्यांचा पाहुणचार केला 
चाकरांस व॒ आपली एकनिष्ठेने सेवा. करणाऱ्यांतीळ एका | दुसर्‍या दिवशीं पेत्र त्यांच्याबरोबर. निघाला, आणि 
धार्मिक शिपायास. बोलाविले; ८ आणि त्यांच्याजवळ सर्व | यापोंतीट बंधुवगोपैकी कितीएक त्याच्यावरोबर रोठे. 
सबिस्तर. सांगून त्यांस यापोस पाठविटें | २४. दुसऱया दिवशीं ते कैसरीयास पोहंचले;.तों कर्नेल्य 
९_ से दुसर्‍या दिवशीं वाटेवर असतां .गांचराजकळ येत. । आपल्या नातलगांस - व इष्टमित्रांस जमवून त्यांची वाट 
आहेत्‌ तों. दोन प्रहरच्या समारास , पेत्र. प्रवंना कुरावदास | पाहत होता. २५ पेत्र आंत जात. असतां कर्नेल्याने 
न्तक््वांवर. गेला; . १०. तेव्हा त्याहा भूक यून कांही. त्याची भेट घेतली आणि त्याच्या पायां पडून नमस्कार 
खार्नेसे बाटेळें, आणि जेव्याची .तयारी होत आहे इत- । केळा; २६ पण पेच त्याला. उठवून. म्हभाला, उभे 
क्यात त्याचे-देहभाळ सुटले. ११. तेव्ह आकाश उषढळेठें ' राहा; मीहि मनुष्यच आहें. २७ मग. तो, त्याच्या 
१४६ 


अ० १०५२७-११५५ 





ड् 


। 
व्र 
जौ 
1 
द्र 
म ुकक 
व्य 


आली आहे, आणि तुझे. दानघर्म . देवाच्यासमोर 
स्मरण्यांत, आळे आहेत; २२ मास्तव यापोस कोणाला 
पाठवून. पेत्र म्हटलेला .बिमोन गाला बोलाव; तो 
समुद्राच्या काठी शिमोन चांभार याच्या धरीं पाहुणा 
आहे; ३३ म्हणून मीं. आपणाकडे माणसांना तत्काळ 
पाठविठें; आपण आलां हें बरें केळे, तर आतां 
भभूने. जें कांहीं आपणाला आक्ञापिलें आहे, तें ऐकावे 
म्हणून भाग्ही सर्व एथे देवासमोर आहें 
-... पेक्राचे भाषण . 

३४ तेव्हां पेत्रानें बोलण्यास आरंभ करून म्हटलें: 

३५ देव पक्षपाती नाहीं, हॅ मला पक्के समजते; 
तर सवे राष्ट्रांपक्रीं जो त्याची भीति बाळगतो व 
ज्याची कृर्त्ये धर्मशील आहेत तो त्याला मान्य . आहे. 
३६ येश्व “ख्रिस्त ( जो.. सवांचा प्रभु आहे ) त्याच्या 
द्वारें. देवाने झांतीची सुवार्ता. गाजवितांना... आपलें 
वचन... इस्राएलाच्या संततीस .पाठविठें.. ३७: योहानानें. 
जो. चासिस्मा गाजविला त्यानंतर गालीलापासून प्रारंभ 
होऊन सवे यहूदीयामध्यें घडलेली गोष्ट . तुमहांला माहीत 
आहे. ३८ नासोरी येशला देवाने पवित्र आत्म्याचा 
व. सामध्यांचा अभिषेक केला; तो सत्कमे करीत व 
सैतानाच्या सत्तेखाली असलेल्या सर्वास बरें ; करीत 
फिरत असे; कारण देव त्याच्याबरोबर होता; ३९ 


| दिवशीं उठविळें 





:आणि त्याने यहूदाच्या देशांत व यरडालेमांत: जें. कांडी 
-केळें त्या . सर्बाचे -साक्षी आम्ही आहों. त्यांनीं. त्याझ. 


स्ञंबावर - टांगून. मारिळें; ४० त्याला. देवाने. तिसज्त्या 
'बु...त्याने प्रकट. व्हावें असें 

४१ तरी हें प्रकटीकरण सर्व. लोकांस नव्हे, पण. जे 
साक्षी देवानें पूर्वी निवडढिळे त्या आम्हांस केलें;..त्या 
आम्ही तो मेलेल्यांतूत उठल्यानंतर त्याच्याबरोबर 


' खार्णॅपिणे केलें; ४२ त्याने आम्हांस आह्ञा केली कीं 


लोकांस उपदेश करा. ब. साक्ष द्या. कीं देवाने नेमळेला, - 
जीबंतांचा ब. मेलेल्यांचा असा न्यामाधीश, हाच आहे. 
४२ त्याजविषयीं सवे..संदेषे साक्ष देतात कीं त्याजवर 
किधास ठेवणार्‍या प्रत्येकाला त्याच्या. नामाने पापांपासून 


४४ पेत्र हें भोलतः अंसतां, वचन ऐकणाऱ्या सवांवर 
पवित्र आत्मा आला. ४५ मग. विदेशी लोकांस पवित्र 
आत्म्याचे दान भरपूर मिळालें. आहे. असें . पाहून, 
पेत्राबरोबर आलेल्या विश्वास. ठेवायाऱ्या सवे सुती लोकांना 
आश्चर्य बाटले; ४६ कारण त्यांनीं. त्यांना अनेक भाषा 
बोलतांना थ देवाचें स्तवन करितांना ऐकले. ४७ तेव्हां 
पेत्रानें. म्हटलें, ज्यांना आमच्यासारिखा पवित्र आत्मा 
मिळाला आहे; त्यांचा बापिस्मा करण्याकरितां कोणाच्याने 
पाणी मना करवेल काग £ ४८ मग येशू लिस्ताच्या. 
नामांत. त्यांचा बाप्तिस्मा व्हावा अक्षी त्यानें आज्ञा केली. 
तेव्हां कांही दिवस. राहावे म्हणून त्यांनीं त्याला विनंति 


पेज आपल्या कृतीखे स«र्थन करतो 

7. . १. प्रेषितांनीं.. व यहूदीय़ा :आांदंत "असलेल्य... . 
१ 93 बजतांनी असें. ऐकले क्री..बिदेशी :कोकांनींहि' 
::  : देवाचें. वचन: ग्रहण: केलें. :-२ मग. -पेत्र:-. मदा: 
लेमास-..गेला : तेव्हा: द्रठी, ::लोक.. त्याजनरोहर वाद; - 
धा हागळे.की जेतवेतशीप्राणसांकडे :आऊन उलंन्या- 
बरोबर:-:दू:. जेवलस:-. 1: तेव्हां-- पेत्राने जारंभ करून 
अशुक्रमानें सविस्तर .सांगष्यांस सुरवात केली:- ५ भी 


१४७ 


अं० ११५५-३० प्रेषितांची कृर्त्ये 


यापो नगरांत प्रार्थना करीत होतो; तेव्हां :देहमानं | विदेशीयांमधून झालेल्यांची अंत्युखि्यांतील 
सरून मीं. असा एक दृष्टांत पाहिला कीं एक पात्रे खिस्ती 

उतरले, . ते. मोठ्या चांदव्यासारखें चार कोपरे धरून | १९ स्तेफनावरून उद्भवलेल्या संकटामुळे जे पांगले 
आकाशांतून सोडलेले असें. माझ्यापर्यंत आलें; ६ | होते. ते फेनीकें, कुप्नर व अंत्युख्या एथपर्यत यहू 
त्याकडे मी न्याहाळून पाहून विचार करीत होतों तों । द्यास मात्र देवाचें वचन सांगत असत. २० तरी 
प्रथ्वीवरंठे चतुष्पाद प्राणी, श्वापर्दे, सरपटणारे जंतु व । त्यांजपैकी कित्येक कुप्री व कुरेनेकर होते; त्यांनी 
आकाशांतलीं पाखरे अशी दृष्टीस पडलीं; ७ आणि । अंत्युखियांत येऊन प्रभु येशूची सुवाता हेल्रेणीः लोकां- 
भी अज्ती वाणीहि ऐकली कीं, पेत्रा, ऊठ; “ मारून | सहि सांगितली. २१ तेव्हां प्रभूचा हात. त्यांजबरोबर 
खा; ८ परंतु मी म्हणालो, नको, नको, प्रभू; होता, आणि पुष्कळ लोक विश्वास धरून. प्रभूकडे वळले. 
निषिद्ध किंवा अशुद्ध असें. कांहीं माझ्या 'तोंडांत | २२ त्यांजविषयींचें वर्तमान यरठालेमांतल्या मंडळीच्या 
अजून . कधीं गेलें नाहीं. ९ मग दुसऱ्याने 'आका- | कानीं आळे तेव्हां त्यांनीं बर्णलाला अंत्युखियापर्यंत 
शांतूच वाणी होऊन' ती मला म्हणाली, देवाने जें | पाठविलें; २३ तो तेथें पोहंचल्यावंर देवाची कृपा 
झुद्ध केलें तें तूं निषिद्ध मान. नको. १० असें तीनदां | पाहून हर्षित झाला; आणि त्यानें त्या. सवौस बोध 





झालें; नंतर तीं. ,अवधीं पुनः ऑकाशांत* वरःओढलीं 
गेली. ११ इतक्यांत पाहा, ज्या घरांत आम्ही होतों 
त्यापुढे : केसरीयांतून मजकडे. पाठविळेलीं तीन॑ माणसें 
उभी राहिली. १२. तेव्हां आत्म्याने मला. सांगितलें 
की कांहीं कांक्षा न बाळगितां त्यांच्याबरोबर जा. मग 
हे सहा बंधुहि मजबरोबर आले, आणि आम्ही त्या 
मसुप्याच्या घरांत गेलों. : १३ त्याने आम्हांला सांगितलें 
कीं मी आपल्या घरी देवदूत उभा राहिलेला पाहिला. 
सतो म्हणाला की यापोस कोणांला पाठवून : शिमोनं 
पेत्राला बोलावून आण; १४ ज्याच्या योगें तुझें व 
तुझ्या सर्वे कुटुंबाचे तारण होईल अश्या गोटी तो 
तुळा सांगेल. १५ मी बोळ लागलों तों, जसा आरंमीं 
आपल्यावर तसा त्यांजवरहि पवित्र आत्मा आला. १६ 
तेव्हां प्रभूर्ने सांगितलेली गोट मला आठवली, ती अक्षी 
कीं योहान पाण्यार्ने बामिस्मा करीत असे खरें; परंतु 
तुमचा बासिस्मा पवित्र आत्म्याने होईल. १७ ३ 

आपण प्रंमु येह. ख्रिस्तावर विश्वास ठेविला तेव्हा जसें 
आपणांस तंतें त्यांसहि देवाने सारखेच दान दिर्ठे; तर 
मगं देवाला अडविणारा असा मी कोण १ १८ ह. ऐकून ते 
उगे राहिळे, आणि देवाचें गौरव: करीत बोलले; तर मग 
देवांनें विदेझी लोकांसहि जीवनप्राप्त्यर्थ- वद्यांत्तापबुद्धि 


केला कीं निश्चयपूर्ण चित्ताने प्रभूला बिलगून राहावें. 
२४ तो चांगला मनुष्य होता, आणि पवित्र आत्म्याने 
व विश्वासाने पूणे होता; तेव्हां प्रभूच्या रिष्यमंडळांत 
पुष्कळ जणांची भर पडलीं. २५ नंतर तो शौलाचा 
शोध करावयाला तासोस गेला; २६ त्याचा शोध 
लागल्यावर त्याने त्याला अंत्युख्यास आणिटें. मग असें 
झालें कीं त्यांनीं तेथे वर्षेभर मंडळीमध्ये मिळून- 
मिसळून बऱ्याच लोकांस शिकविटें; आणि शिष्यांस 
ल्विस्ती हें नांव पहिल्यानें अंत्युखियांत मिळालें. 
बणंबा च शोल यांचें यरुशळेमास कामगिरीवर 
जाणं . रे 

२७ त्या दिवसांत यख्यळेमाहून . अंत्युखियास संदेष्टे 
आहे. २८ तेव्हां. त्यांच्यांतील अगब' नामक मनुष्यानें 
उठून आत्म्याच्या. : योगें सुचविळें कीं सवे : जगांत 
मोठा दुष्काळ पडणार आहे. हा दुष्काळ क्लौद्याच्या 
वेळेंस झाला. २९ तेव्हां प्रत्येक शिष्याने संकल्प 
केला कीं गहूदीयांत राहणाऱ्या बेधुजनांच्या .मदती. 


'कारितां यथाशक्ति कांहीं पाठवून द्यावे; २० त्याप्रमाणे 


त्यांनीं केलें, म्हणजे तें बर्णबा व शौल यांच्या हातीं 
वेडीलवर्गाकडे पाठवून दिलें. 


१ झुळांत : प्रेस्वुतरांकडे 


वृंश्‍८ 





प्रेषितांची कृत्ये अ० १२:१-१२३:२ 































_ इषामुळें दरवाजा न उघडतां, आंत धावत जाऊन 
-सांगितलें कीं पेत्र दरवाजापुढें उभा राहिला आहे. १५ 
त्यांनीं तिला म्हटलें, तू. चळलीस; तरी ब्रिने--खातरीनें 
सांगितलें कीं तसेंच आहे; ते म्हणाळे, तो त्याचा देवदूत 
असेल. १६ मग पेत्र ठोकीत राहिला असतां त्यांनीं 
दरवाजा उघडला आणि त्याला. पाहून ते:थक झाले. १७ 
तेव्हां उगे राहा, म्हणून त्यानें हातानें त्यांस खुणाविलें 
आपणाला प्रभूने बंदिशाळेंतून कंततें काढिले हें त्यानें त्यांस 
सविस्तर- सांगितले, आणि म्हटलें कीं हें याकोबास व 
| बंधुवर्गास सांगा. नंतर तो दुसऱ्या ठिकाणीं निघून गेला. 
१८ .मग. दिवस उगवल्यावर, पेत्राचें काय झाठें, अशी 
दिपायांत मोठी गडबंड उडाली. १९ हेरोदानें त्याचा शोध 
केला असतांहि शोध लागला नाहीं;म्दणून त्याने पहारेकूऱ्यांचौ 
वौकशी करून त्यांस.ठार मारावे अशी. आज्ञा दिली. मग 
तो. यहुदीयाहून कैसरीयांत येऊन राहिला. 
-:-: . 'हेरोदाचा 

हेरोद सोरकरांवर व सीदोनकरांवर रागावला होता, 
म्हणून त्यांनी एकमताने. त्याजकडे येऊन राजाच्या 
रंगभहालावरील अधिकारी बव्लस्त याला अनुकूल करून 
घेऊन सह्या करण्याची विनंति केली, कारण त्या राजाच्या 
देशावर त्यांच्या देशाचे पोषण: होत असे. २१ . नंतर 
नेमिछेल्या दिवशीं हेरोद राजकीय पोषाख करून आसनावर 
२२ तेव्हां लोक गजर करून' बोळे, ही देववाणी आहे, 
मनुष्यवाणी नव्हे. २२३. त्यानें देवाला मान दिला नाही; 
म्हणून तत्दणी प्रभूच्या :दृताने त्याजवर प्रहार केला. आणि 
तो किडे पहूंन मेला. . 

, २४ देवाच्या-वचना'ची वृदि दःपसारःहोत' गेला. 
२५ बर्णवा-व शोळ हे आपली. सेवो पूर्ण: करून माके 


पेत्राची बंदिवासांतून सुटका होते 

१ त्या वेळेस हेरोद राजानें मंडळींतल्या 
कित्येकांस छळावें म्हणून त्यांजवर हात टाकिला; २ 
आणि योहानाचा भाऊ याकोब यालां त्याने तरवारीने 
जिंबें मारिळें. ३ तें यहूदी लोकांस आवडले असें पाहून तो 
पेत्रालाहि धरण्यास प्रवृत्त झाला. ते बेखमीर भाकरींचे 
दिवस होते. ४ त्याला धरल्यावर यानें त्याला बंदिशाळेंत 
ठेविळे, आणि त्याच्या रखवालीकरितां त्याला. शिपायांच्या 
चार चौकड्यांच्या स्वाधीन केलें; वल्हांडण संण झाल्यावर 
त्याला लोकांपुढे बाहेर आणावें असा बेतः त्यानें केला. ५ 
याप्रमाणें पेत्र बंदिशाळेंत पहाऱ्यांत होता;. परंतु त्याजकरितां 
देवाजवळ मंडळीची प्रार्थना एकाग्रतेने चालली होती. ६ 
हेरोद त्याला बाहेर आणणार होता, त्या रात्रीं पेत्र दोन 
बेड्या घातलेला. असा. दोघां शिपायांमध्यें. निजला होता. 
आणि पहारेकरी दरवाजापुढें बंदिशाळा -सखीत होते. 
७ तेव्हां पाहा, प्रभूचा दूत त्याच्याजवळ अवतीणे झाला 
आणि खोलींत उजेड पडला; त्यानें पेत्राच्या कुशीवर थाप 
मारून त्याला जागें करून म्हटलें, लवकर ऊठ. तेव्हां 
त्याच्या हातांतील बेड्या पडल्या. ८ मगे देंवदूताने त्याला 
सांगितळें, कमर 'बांध व॑ वहाणा घाल; त्याने तसें केलें. त्यानें 
त्याला म्हटले, तू. आपर्ळे वत्न- पांघरून मोझ्यामागें ये: ९ 
*तो निघून त्याच्यामास्रें चाले लागळा; . तरी देवदूताच्या 
दारा झालें तें खरें आहे असें त्याला कळलें नाहीं; आपण 
दृष्टांत पाहत आहों असें त्याला वाटलें. १० नंतर पहिला 
ब॒ दुसरा पहारा ओलांडून .ते' नगरांत जाण्याच्या लोखंडी 
दरवाजापर्यंत आल्यावर, तो आपोआप त्यांच्यासाठी 
उघडला; आणि ते बाहेर पहून पुढें एक रस्ता चाढून गेळे, 
. तों देवदूत अंतर्घांन पावला:-११ मग पेत्र छुदीवर येऊन 
म्हणाला, आतां मला खरोखर कळलें कीं प्रभूने आपला दूत 
पाठवून मला हैरोदाच्या . हातांतून व यहूद्यांच्या संवे 
. प्रतौक्षेपासून सोडविले आहे. १२ असें समजून माक ! 
योह्मान याची आहे मरीया इच्या घराजवळ-तो आला; तों |: :- .१:अंतुशिंपॉच्या 
तेथें बरेच लोक एकत्र मिळून प्राथेना : करीत होतें. १३: | क. ड्‌ ': निह खुधि-क्षरेनेका 
तो दरवाजाची दिंडी ठोकीत असतां सदा. नांवाची सुंख्मी |. 
जबाब देण्यास आली. १४ तिनें पेत्राचा शब्द ओळखिला, | व॑ होळ 


भ« १३१२-२७ 


मेवितांची कृत्ये 





उपास करींत असतां पवित्र आत्म्याने सांगितलें कीं बर्णबा 
ब शोल.यांस ज्या कायोसाठीं मी बोलाविले आहे त्यासाठी 
त्यांस मजकर्रितां निराळें करून ठेवा. ३ त्यांनी उपास व 
प्रार्थना करून आणि त्यांजवर हात ठेवून त्यांची रवानगी 


केली. 
कुप्र येथे बर्णबा व शोल 


“ ४ याप्रमाणें पवित्र आत्म्याच्या द्वारें त्यांची रवानगी 


झाल्यावर ते संलुकीयांत येऊन तारबांतून कुप्रास गेळे, ५ 
मग ते सलमीनांत असत्तां त्यांनीं देवाचे वचन' यहू्याच्या 
सभास्थानांमध्यें. गाजविले; आणि योहान. हाहि त्यांचा 
सेवक होता. ६ पुढे ते. सवे नेटांतून चाळून पफेसं 
गेल्यावर नर्येश्यू नांवाचा कोणीएक यहूदी जादूगीर व 
खोटा. संदेष्टा त्यांस. आढळला. ७ तो तेथील अधिकारी 
सिग्ये पौल नांवाच्या बुद्धिमान मनुष्याजवळ होता" या 
अधिकाऱ्याने बणंबा व शौल यांस बोलोवून' देवाचें 
वचन *ऐकण्याची उत्कंठा दर्शेबिळी; ८ परंतु. अलीम 
जांदूगीर ( याच्या नांवाचा हाच भर्थ आहे, ) यानें त्यांस 
अडवून अधिकाऱ्याला विश्वासापासून फितबावयाचा 
प्रयत्न केला. ९ तेव्हां शौळ, ज्यास. पौलहि म्हमत तो. 
पवित्र. आत्म्याने पूणे होत्साता '<त्याजकडे दृष्टि लावून 
म्हणाला, १० अरे 'सवे . कपटाने वः सर्वे लथेगिरीनें 
मरलेल्या सैतानाच्या. पुत्रा; अवघ्या घा्निकतेच्या वेंर्‍्या, 
तूं. प्रभूचे सरळ मागे विपरीत करण्याचें सोडून देणार 
नाहींस काय ३. ११ तर पाहा, भातां प्रभूर्ची हात तुला 
प्रतिकूल आहे, तूः अंधळा: होशील, : व कांडी वेळपरयेत सूये 
तुला दिसणार -नाष्टीं. तत्ह्मणींच धुर्के व अंधार: त्याजवर 
पडला; तेव्हां. आपणाला हातीं धरून न्यावे म्हणून तो 
इकडे तिकडे. कोणा मनुष्याचा शोध करूं लागला. १२ 
तेव्हां जें. झाळें तें पाहून त्या अधिकाऱ्याने प्रमच्या 
शिक्षणावरून आ्यये मानून विश्वास धरिला 

पिसिदियांतील अंत्युख्ियामध्ये पोले चहूद्यांस 

केलेला घर्मापदेरा 


१३ मग. पौल “द: त्यांच्या सोबतीचे, लोक: परफेहून 








पिगो एथून निघून फिरतफिरत पिसिदियांतील अंत्यु- 
ख्ियास . पोहचले; आणि शब्बाथ दिवशीं सभास्थानांत 
जाऊन बसळे. १५ तेव्हां नियमशासत्र व संदेे . यांचें 
बाचन . झाल्यावर सभास्यानाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांस 
खांगून पाठविलें. कीं बंधुजनहो, तुम्हांजवळ लोकांकरिता 
कांहीं बोधवचन असलें तर सांगा. १६ तेव्हां पौल 
उभा राहून हातानें ख्रुणावून म्हणाला: 

अहो इक्लाएल लोकांनो, व देवाचें भय.. बाळग- 
शाऱ्यांनो, ऐका. १७ या इस्राएल लोकांच्या देवाने 
आपल्या पूवैजांस निवडून घेतलें, ते लोक मिसर देशांत 
प्रवासी असतां त्यांचा उत्कर्ष केला आणि पराक्रमी भुजानें 
त्यांस तेथून काढिले. १८ पुढें सुमारें चाळीस वर्षेपयत 
त्यानें त्यांची बतेणूक रानांत सहन केली. १९ नंतर त्यानें 
कनान देशांतीक सात. राज्यें बुढवून तेथील भूस त्यांस 
सुभारे साडेचारशे वर्षेपर्यंत. वतम अक्षी दिली. २० 
त्यानंतर त्यानें शसुवेल संदेषट्यापर्येत त्यांस न्यायाधीझ 
नेसून दिळे. २१ मग त्यांनीं राजा मागितला; तेव्हां देवाने 
अन्रणमीन वंशांतील किशाचा पुत्र शौळ ह्यास चाळीस 
वर्षेपर्यंत त्यांस दिलें. २२ नंतर त्यार्ने त्याला. दूर करून 
त्यांचा .राजा : होण्यासाठीं दाविदास उभे केलें, आणि 
त्याजविषयीं प्रतिश्ञेने . म्हटलें. कीं माझ्या मनासारिखा 
इद्यायाचा पुत्र दावीद मला मिळाला आहे,. तो. माझ्या 
सवे इच्छा सिद्धीस 'नेडेल, २२ ह्या .मनुच्याच्या वंशजांत्‌ 
देवाने इक्षाएळासाठीं तारणारा येद्रू ह्यास 
आणिलें; २४. त्याच्या प्रगट: होण्याच्या पूर्वी. योहामाने 
पुढे येऊन पश्चात्तापाचा बासिस्मा सर्वे इक्चाएल लोकांमध्यें 
गाजविला होता. २५ योहान आपलो. कायेक्रम पूर्ण करीत 
असतां म्हणाला, मी कोण आहें म्हणून तुम्हांस वाटतें १ 


मी. तो नव्हें, तर पाह, ज्याच्या .: पायांतील बहाणा 
सोडावयास मी योग्य नाही असा कोणी माझ्या मागून येत. 


आहे. २६. अहो. बंधुजनहो, . अब्राहामाच्या वंशांतील 
पुत्रांनो, :-ब तुम्दांपैकी देवाचें मय बाळगणाऱ्यांनो, 
आपल्याळा. या तारणाची वातो पाठविळेळी आहे. २७ 


तारवांदूत ' पंफुल्यांतील पिगो. एर्वे “गेले; जाणि योहान | कारण .यरकाळेमवासीयांनीं व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला 
त्यांस सोडून: यरंशळेमास माघारा. गेला. .१४ नंतर' ते: : न ओळखून आणि दर झाब्याय- दिवशीं चाचण्यांत येणारे 
त - १५० 


पेचिताची _____________्रेकिंबी कले ________ अर इकरा क्त 


 अ० १३ः२७-१७:१ 





संवे्यांचे झच्दहि न समजून, त्याला दोषी 'ठरविल्याने । : 
'के पूर्ण केळे, २८ आणि मरणदंडाचें कोणतेंहि कारण 
सांप्ढठें नसतां त्याचा बघ करावा अश्षी त्यांनी पिलातास. 
'बिनंति केळी: २९ मग त्याजविषयी लिहिलेलें सवे पूर्ण | »४३ 


हेक्‍िठे. २०: देवाने त्याला मेठेल्यांमधून उठविले; ३१ | 
त्याच्याबरोबर जे गालीलापासून यरुदाळेमांत ओले होते । देवाच्या 
त्यांच्या दृष्टीस तो पुष्कळ दिवस पढत अंसे; ते आतां. 


छोकांस त्याचे साक्षी आहेत. २२ आपल्या पूरवेजांस जें 
अचन दिलें होतें त्याची सुवार्ता आम्ही तुम्हांस सांगतो: 


३३ देवानें येवला. पुनः उठवून तें वचन आपल्या मुलां-| २ 
बाळांकरितां पूर्ण केठें आहे; दुसर्‍या स्तोत्रांतहि अंसें 


लिहिलें आहे, ' तूं माझा पुत्र आहेस; आज मीं तुला 
अन्म दिला आहे. ' ३४ शिवाय, त्माने कुजच्याच्या 


देडेन. ३५ यास्तव आणखी एका स्तोत्रांत तो 
'महणतो, “ तू आपल्या पवित्र . पुरुषाला कुजूं देणार 


न्यायी ठरतो, ४० यास्तव सावध राहा, नांही तर 
संदेष्टयांच्या ग्रंथांत जें सांगितळेळें आहे 
-येईल: प 
४१ पाहा, अहो घिकार करणाऱ्यांनो 7 : 
पाहून आक्षय माना, व नाहींतसे व्हा; 
कारण तुमच्या काळांत मी एक काये करितो, 


सविस्तर 


अडे 


शक 





तें काये असे कॉ. त्याविषयी तुम्दांळा . कोणी 


: सांगितठें तंरी तुम्ही विश्वास घरणारच नाहीं. 
' ४२ ते बाहेर जातांना लोकांनीं विनेति केली 
की आम्हांस पुढल्या इाब्बाथवेरी या गोष्टी सांगाव्या, 


कू 
0011000. 


र्ष 

कै, 
भू शक 
अ ५८ 


न 
१ 
क्र 

३11115 


ते 
४१३ 
1 


! 
३: 





१९% टोकांच्या. सभारवानांत. ते. एंक 'निकून 


डे 
डं 
र 
4 


१५१ 


भ० -१४१५-१६५:९ 


विशनाारशेशकााणिककििस याया मयशयवऑऑऑऑशश्ाािआआआयअआआम द 





यहुदी -विरेची - होते त्यांनी.-विदेजी ळोकांचें मन बंधु 


तेथें. राहिळे व. प्रथूविषयीं निर्भीडपणे बोलले£:::त्यानेंहि 
"आपल्या कृषेच्या : कचनाबद्दल . साक्ष. .द्रिली; 


धावळे. ६८हॅ.- पाहून- ते .छकबनिया:- प्रांतांतीड डक्रः; 


दबे -या . नगरांत. व... त्यासलोदतालच्या प्रक्ेझांत 


गेले; ७ आणि. तेथें ते: सुवातो सांग्त राहिडे 
ळुखयेथे पौळ अ:बर्गचा 


4 तेव्हा: लक्षांत : क्रोणीएक>माऱसे-, पायांनी अधू. 
असा'-ब्रसला होता;:: तो. :जन्बतः! पांगळी -भसून कधीं. 


माव्हता..२. त्याने :फेळचें: बोरूणें शेकलें;: त्याने 


त्याजकडे. दृष्टि <हावून:: व :ऱयाठा : बद: होण्याचा बिश्वास: 
आहे. असें पाहून; $% मोञ्यानें' म्हटले, ,:: आपल्या 
फ़यांबर नीट कभ: साहा ळ्गर्हयं तोः उद्ची.मारून : 
उठला आणि चालूं लागला. ११ पोलानें केलेलेंहृत्य 
आहून बोकससुदायर; लक्ननी-;.भर्षेत :-म्ोठ्यानें ओरडून 
'होकडे,- वेल -सदुम्मांच्या-: स्वात: :आमहकडे उतसूळे' 
"भाडेव 3.३. त्यांनी: वणेबाला 'ज्युमितर'म्हटकें>च- पौळ ' 
मर्म उक्त, होळ. म्हणून त्याला -:मक्यूरी :उदरलें. 
१३: मय नगासापुह, असलेल्या. ज्युपितझ़च्या .. पुजाच्याने, 
बेल. व- माळा 1 दरकाजांजवळ . ऑणिल्मा::आधि :ढोळां-: 
बरोबर तो यज्ञ करणार होता. 32. हें; ऐेळून प्रेषितांनी | 
मदणजे बणेबा..व प्रोल.: हनी .. आपलीं:- व्र्नें फाडिलीं 
१५. 


आणि : लोकांमध्यें शिख्न<उ्च ,-जाणीनें , ळूटळें 
गहस्यांतो, : हे का. करिता 4. आम्ही: व. तुम्ही ..सम 
भावनेर्यी मनुष्ये, “मारहो; झाटी र्‍या -निरर्थक. गोष्टी सोडून 
ज्याने आका, एध्वी 
- इसन्च ..केलं , त्वा. जिवंत देवाकडे वळार्वे. अशी सुवाता 
आम्ही. तुम्हांस सांगतो. -:१६. त्याने गतकाळांतील पिल्यां 


समुद्र व.. त्यांतील अवघें. 


प्रेषितांची कृत्ये 
मोग्या जमावाने . विश्वास. धरिला; २ परंतु जे 








मध्यें .सर्व राष्ट्रांस . त्यांच्या त्यांच्या मागीनीं- चाळू 
दिलें, १७ तथापि त्यानें . स्वतःस ताक्षीविरहित रोहू 
दिलें नाहीं; : म्हणजे त्यानें. :उपकार.. केळे, आकाल्या- 
पासून पॅजन्यं व 'फडदायक ठ्रतु तुम्हांस दिळे, आणि 


| अन्नाने .व हषोनें तुम्हांस मन: भरून तृप्त केलें... १८ 
त्यांच्या हातांनी ..चिन्हे. व अद्भतें. होऊं. दिली: ४. तेव्हां. 
बंग्रांतील -: ठोकसमुदायांत . फूट. - पंडली;::: कित्येकांची 
यंहूद्यांची व. क्वित्येक्रांनीं-प्रेषितांची बाजू झरी. ५ मगन . 
त्यांचा उपमद .: कळून. त्यांना ...दसडमार- करण्याकरितां: 
दिदेशी: ब. 'यहूकी आपल्या अधिकाऱ्यांद्वढां; त्यांजवर 


असें वोळून त्यांनी आपणांला यज्ञ करण्यापासून लोकांस 
:मोठ्या सुष्किलीने आवरले 

3९. नंत्तर अंत्युख्िया.. व. इकुन्याः एथून कित्येक 
यहूदी आले; त्यांनीं लोकांचें मन. वळवून. पौलाला 
दगडमार::क्रेला,. आणि. तो. मेळा, असें, समजून त्याला 
नग्राबाहेर ओढून. टाकिले; २० पण दिष्य. त्याच्या- 
सभोवते. जमल्यावर तो उठला व निघून : नगरांत “आला. 


मग्र :दुसऱ्या. दिवशीं ; बर्णबाबरोबर तो दर्बेस. गेला. 


: : ते अंत्युत्नियास परत जातात. 

:::२१:त्या: नगरांत त्यांनीं सुवाती सांगून पुष्कळ' शिष्य 
क्रेल्यांवर ळुल्ल, इकुन्या १: अंत्युखिया' बा'लगरांतःते. परत 
आले; . २२ आणि ., शिष्यांची चित्ते स्थिरावून.त्यांस बोध 
केला - कीं विश्वासांत टिकून राहावें; कारण आपणांला 
अुकक्रळ . संकटांतून .देवाच्या राज्यांत ज्ञावें: लागतें. २२ 
त्यांनी: त्यांजसाठीं अत्येक . मंडळींत वडीळमंडळ नित्रडले; 
आणि उपल्त व प्रार्थत्रा करून, ज्या प्रंभूवर त्यांत्तीं विश्वास 
ठेविळा . होता. त्याजकडे: त्यांस .निरबिलें. २४ मम ते 
पिसिदियामधून. .पंफुल्यांत गेळे; :२५-आणि:.पिर्गो. एथे 
चचन्न.. सांगितल्यावर. ते .अत्तलियास :उतरले, २६ तेथून 
ते.. अंत्युखियास . येण्यास... तारवांत बसून . .निघाले;:. जे 
-कार्य .त्यांनीं साधिठं. त्याकरितां त्यांना देवाच्या..कृपेवर 


-निरविल्यावर ते. तेथूनच . निघाळे होते. २७. तेथें 


-पेहचल्य़ावर त्यांनी....मंडळी. मिळवून, आपण देवाच्या 
सहवासांत. असतांना त्याले. काय काय केळे आणि विढेक्षी 
लोकांकरितां विश्वासाचं दार कसकसे उघडिलें हें सांगितलें 
२८ मग ते शिष्यांच्य़ाबरोबर बराच. काळ राहिले... . 
विदेशीयांतंठे खिस्ती व.मोशारचे नियमशास्त्र 
.- १ तेव्हां कित्येकांनी .यहूदीयाहून उतरून बंधु 
१९ वर्गास अशी. शिकवण दिली कीं मोशाच्या पारे 
पाठाप्रमाणें सुंता झाल्यावांचून तुमचें तारण होणें 


१५२ 


प्रषितांची-छत्यें 


. अ० १५४१-२६ 





शक्‍य 'जाहीं: :२ तेव्हां पौळ व .बर्णबा यांचा त्यांच्या- | 
बरोबर : बराच मतभेद व वादविवाद झाल्यावर, अलें 


हरविण्यांत आलें. की पौल व बर्णबा यांनीं. व त्यांच्यांवून 
इतर: किश्‍थेकांनीं या वादासंबंधानें यरालेमांतळे प्रेषित 
व ब्रडीलवग- यांजकडे जावे. ३ मग मंडळीने त्यांस 
बोळविल्याबर ते. फेनीके व शोमरोन यांमधून गेले, 
आणि. विदेशी लोक देवाकडे वळल्याचें सविस्तर वर्तमान 
सांगून 'त्यांनीं सवे बंधुजनांना फार आनंदित -केलें. ४ 
नंतर ते यरदाळेमास पोहचल्यावर तेथील मंडळी, प्रेषित 
व वडीलवर्मे यांनी त्यांचा .सत्कार . केळा;.. तेव्हां आपण 
देवाच्या समागमांत असतांना. त्याने .जें जें घडविलें तें 
त्यांनी सांगितले; ५ परंतु परूशी लोकांच्या . पंथांतील 
कित्येक विश्वास धरणारे पुढें होऊन म्हणाळे, त्यांची सुंता 
झाली पाहिजे व मोश्याचें. नियमशाक्...पाळावयास त्यांस 
आज्ञा केली पाहिजे. 
यरुशलेम येथील घर्मसभा 

६ मग प्रेषित व वडीलवर्ग, या गोष्टींविषयी विचार 
करावयाला जमले. ७ तेव्हां पुष्कळ वादविवाद झाल्यावर 
पेत्र उभा राहून त्यांस म्हणाला : 

बंधुजनहो, तुम्हांस ठाऊक आहे को माझ्या मुखाने 
विदेशी लोकांनीं सुवाती ऐकून विश्वास घरावा म्हणून 
आरंभींच्या दिवसांपासून तुम्दांमध्यें. देवानं निवड केली; 
८ आणि अंतरसाक्षी देवाने. जसा आपर्णांस तसा त्यांसहि 
पवित्र आत्मा देऊन त्याजविषयीं साक्ष दिली. ९ त्यांचीं 
अंत:करणें विश्वासाने शुद्ध करून त्यानं त्यांच्या. व आपल्या- 
मध्यें कांहीं भेद ठेविला नाहीं. १०-असें असतां जें जू 
आपले पूर्वज व आपणहि वाहावयास समर्थ नव्हतों तें 
शिष्यांच्या मानेवर घाळून तुम्ही देवाची . परीक्षा कां 
पाहतां १ ११ तर मग जसें. त्यांचें..तसें आपलेंहि . प्रभु 
येशूच्या. कृपेने तारण होईल, असा. आपला विश्वास आहे. 

१२ तेव्हां सवे लोक गप्प राहिले, आणि. वर्णबा 
व पोल. ह्यांनी आपल्या द्वारें विदेशी लोकांमध्यें . देवानं 
जीं जीं च्िन्हें व अद्भतें केलीं ह्यांचे केलेलें वर्णन त्य़ांनीं 
ऐकून: घेतलें. १३ . मग. त्यांचें भाषण संपल्यानंतर आाककोब 


बंधुजनहो, माझें ऐका. १४ विदेक्ली लोकांतून आपल्या 
नामाकरितां ढोक काहून घ्यावे म्हणून . देवाने, त्यांची भेट 
कक्ली घेतली, हें शविमोनाने सांगितलें. आहे;. १५. आणि 
त्याबरोबर संदेष्ट्यांच्या उक्तीचाहि मेळ ..बसतो; असें 
लिहिलें आहे कीं व. 
१६ यानंतर मी. पुनः .येईन. 

व दाविदाचा पडलेल डेरा पुनः उभारीन; 

व त्याची. मोडतोड पुनः उभारून नीट करीन; 
१७ यासाठीं कीं शेष राहिलेल्या मलुष्यांनीं 

व ज्या राष्ट्राला माझें नाम दिलें आहे. त्या सर्वानी 

प्रभूचा शोध करावा; 
१८ हें जें त्याला युयादिपासून माहींत आहे . ते. करणारा 

प्रभु असें म्हणतो. 
१९ यास्तव माझें. मत असें आहे. कीं जे. विदेऱ्यांतून 
देवाकडे वळतात त्यांस त्रास देऊं नये; २० तर त्यांस 
असें लिहून पाठवावें कीं मूर्तीचे अमंगळपण, जारकर्म, गुद- 
मरून मेठेळे प्राणी व रक्त-यांपासून तुम्ही दूर राहावें. २१ 
कारण प्राचीन काळापासून शब्बाथ दिवशीं सभाल्यानांत 
मोद्याचें पुस्तक वाचून त्याची प्रसिद्धि करणारे लोक प्रत्येक. 
नगरांत आहेत 

विदेशीयांतील खिस्ती लोकांना एक प्न 

२२ तेव्हां सवे मंडळीसह प्रेषितांस व वडिलांस हें 
बरें. वाटलें कीं पौल व बणेबा यांच्याबरोबर आपणांतून 
निवडलेलीं माणसें, म्हणजे बंधुवगातील प्रमुख बशेच्या 
म्हटलेला यहूदा व सीला - यांस अंत्युख्यास पाठवावें 
२३ त्यांच्याबरोबर त्यांनीं असें लिहून पाठविलें: अंत्यु- 
ख्या, सूरिया व किलिकिया येथील विदेऱ्यांतलें बंधुजन 
यांस प्रेषित..व वडीळवर्ग या. बंधुवर्गाचा . सलाम; २४ 
आमच्यापेकीं कित्येकांनी जाऊन आपल्या बोठण्यानें तुम्हांस 
घोटाळ्यांत पाडून त्रास दिला असें. आमच्या कांनी. आलें 
आहे; पण त्यांस-. आम्हीं. अती आज्ञा दिली. नव्हती. २५. 
यास्तव आमचें एकमत झाल्यावर आम्हांस हे. योग्य दिसले 
कीं,..२६ आपल्या-अभु. येक्व-श्िस्त्ाच्यानामाकरितां जीवांबर 
उत्र त्सालेळे “असे -जे.>झापळे. प्रि बंशु- बणेबा व पौळ 


' यांच्याबरोबर: -तुम्हांकडे-कांहीं माणसांना निबहून- पाठवावे. 


१५३ 


- ० १५४२५७-१६८५१५ 


प्रेकितांची छत्ये 





२७ ह्यांकरितां मडूदा व सीठा यांस. आम्हीं पाठविें आहे, 
तेहि याच गोडी तुळ्बांज तोंडोतोंड सांगतील. २८ युडीळ 


अगंत्पाच्या गोषटींवोवान तुम्दांवर जास्त भार घाळे नये असें 


- पवित्र आत्म्याला व आम्हांला गोग्य दिसले; २९ म्हणजे 


३० त्यांची रेवानंगी. झाल्याबर ते अंत्युखिवास गेरे 


आणि त्यांनी संव मंडळोठा जमवून तें पंत्र सादर केलें. चोळली. 


३१ ते वोयून त्यांतल्या बोधापासूंन त्यांस आनंदे झाला. 
३२ यहूदा. व सीला हे. संदेटे होते, म्हणून त्यॉनींहि पुष्कळ 
बोळून बंखुंजनांस बोध केळा व स्थिराविठे. ३३ ते कांही 
दवस. तेथें राहिल्यावर ज्यांनी त्यांस पाठविठें होते. त्यांज. 
कढे जाण्यास बंघुजनांनीं त्यांची झांतीरने रवानगी केळी; 
1 १३४ परंतु सीलाठा तेथें आणखी राहावयाला बरें वाटे. ] 
३५ आगि पौळ व बर्णबा इतर पुष्कळ जणांबरोबर प्रभूचे 
... . पौल व वर्णवा वेगवेगळे होतात 
३६ मग कांही दिवसांनंतर 'पौठाने बणेबाठा म्हटळें 
ज्या ज्या नगरांत आपणं प्रभूचे वचन गाजविठें तेथें पुनः 
जाऊने बंधुजनांस मेरूंन ते कसे ' आहेत हें पाहू. ३७ 
बर्णबांची इच्छे होती की माक मदटळेला योहान याला 
_ बरोबर घ्यावे; १८ परंतु पौळाळा वाटलें कॉ पंफुल्याहून जो 
भपणारं सोहून गेळा व आपल्या बरोबरीने कामावर आरा 
नाही त्याला सोबतीस घेणें योग्य नाही. ३९ यावरून ते 
संतप्त होऊन एकंभेकांपासून वेगळे झाळे, आणि . वर्णया 
माकोरा घेऊन तारवांत बसून कुंग्रास गेला; ४० पौलाने 
सीलाळा निबडून घेतळें आणि बैघुजनांनीं त्याछा प्रभूच्या 
कृपेवर निरवल्यावर तो तेथून निधाळा. ४१ पुढें मंडळ्यांस 
स्थिरावीत सुरिया व किळिकिया यांमधून तो गेला. 

खुला येथे तीमथ्य पौळासं जाऊन मिळतो 
१ मग तो दर्ज व छत एयेहि ओठ; आणि 

१६ पाह, तेथें तीमथ्य नागे कोणी शिष्य होता; 
विश्वास कोणाएका यहूदिणीचा पुत्र होता. 
स्माचा बाप हेत्रेनी होता. २ तो ठुल्यांतल्या व इंकुन्यांतल्या 


बंधुक्योकहून नांवाजळेला होता. ' ३ त्यानें आपचावरोषर 
यांबें अश्नी पौठाची इच्छा होती; तेव्हां या ठिकाणी खे 
अहूदी होते. त्यांजमुळें त्याने त्यात्या घेऊन त्याची सुंता 
केले कारन की. त्याचा वाप हेजेनी आहे हे. सर्वांस ठळक 
होतें. ४ तेव्हां त्यांनी नगरांमघून जातां जातां वर्केमॉ- 
तीळ प्रेषित व बडीलवगे' ह्यांनी जे नियम ठरबिके होते ते 
त्यांस पाळांबयाला नेमून दिळे. ५ यावरून मंढळ्या विश्वा- 
सांत स्थिर झाल्या व दिक्सेंदिक्स त्यांची संख्या बात 
आसखिया पौलार्‍या प्रवास 

__ ६ नंतर. आसिगा देशांत वचन सांगण्यास त्यांस पवित्र 
आर्म्याकडहून अडथळा झाल्यामुळें ते फुनिया व गलतिवा 
ह्या प्रांतामधून गेके; » आणि सुतियापर्यंत आल्यावर 
नियुनिगांस जांध्याचा ्मांनीं प्रयत्न केला; परंतु येशच्या 
आरस्म्कर्ने त्यांस जाळं दिलें नाहीं; ८ मग तें सुतियाजवळून 
जाऊन त्रोवसास खालीं गेळे. ९ तेथें रात्रीं पौठाला असा 
ल्ययेत. झारा: कोणी भासेदोनियाचा माणूस उभा राहून 


'-.. | आपणास्य बिनेति करून म्हणत आहे कीं, इकडे मासेदोबि- 


यांत येऊन आम्हांला साहाय्य कर. १० असा तांत त्यास 

झाल्यानंतर त्या लोकांस सुवाता सांगावयाला देवाने आप- 

स्वात बोलाबिलें आहे. असे अनुमान करून आम्हीं मासेदो- 
नियांत जाच्याचा लागलाच विचार केला. ी 


समद्राकेस गेलो, व दुसऱ्या दिवशीं नियापुंढीस गेलों; १२ 
तेथून फिलिप्पिस गेलों, तें मासेदोनियाचें त्या भागांतळें 
पहिलें नंगर असून तेथें रोमी लोकांची क्साहत आहे; त्या 
नगरांत आम्हीं कांहीं दिवस राहिलों. १३ मग शब्बाय 
दिवशीं आम्ही वेज्ञीबाहेरील नदीकाठी, जेथे प्रार्थना होत 
असते असें आम्हांस- वाटलें . तेर्थे, जाळून बसलों; आणि 
ज्या स्रिया तेथें जमल्या होत्या त्यांच्याबरोचर बोळं लागलो. 
१४ तेव्हां थुवतीरा नगरची छदिया नांवाची कोणीएक क्ली 
जांमळीं क्ले विकणारी देवमक्तीण होती; तिनें आमचें 
कीं पौलाच्या सांगण्याकडे तिने लक्ष दिलें. १५ मय तिचा 


१५्ड 


प्रेषितांची: छृत्यें अ० १६५१५--१७;२ 


अरनतिच्या कुडुंब्चा भाघिस्मा झाल्यावर तिने अशी विनंति | दरवाजे उघडे पाहिळे, आणि. बंदिवान पळाले .असतील 
केळी: कॉ.सीः प्रभूवर विश्वास ठेवणारी आहें असें जर तुम्ही । असें वाटून तरवार उपसून तो आपला घात करणार होता. 
गाविळें भहेशतर माझ्या घरीं येऊन राहा. ही विनंति तिने | २८ इतक्यांत पौल मोठ्याने ओर॒हून म्हणाला,.दं. स्वतःला 
भाग्रहानें आम्दांकहून मान्य करविली : :. । कांही अपाय करून घेऊं नको;..कारण -आम्ही -सवे एथेच 
१६. मग असें झालें. की आमडी प्रार्थनास्थळाकडे जात | आहों. ३९:मग दिवे आणवून तो . आंत. थावत गेला, 
असतां - दैवहृवारें. अंगांत. असलेली कोणीएक सुल्गी | कांपत कांग्रत पौल व सीला यांच्या पायां पडछा, २० आणि 
आम्दांस आढळली; ती दैवप्रश्न. सांगूने:--आपल्या धन्यास | त्यांस बाहेर काढून- म्हणाला, महाराज, माझें तारण...व्हावें, . 
पुष्कळ . मिळकत करून देत असे. १७ ती पौलाच्या व | म्हणून मला:काय केळें पाहिजे? २१ ले म्हणाळे, प्रभु येवा: 
आमच्या मार्गे येऊन मोठ्याने बोलली, हीं माणसें परात्पर | वर बिःत ठेव, म्हणजे तुझे-व तुझ्या. घराण्याचे: तारण 
देवाचे दास आद्देत; हे तुम्हांला- तारणाचा माये कळवितात. .। होईल. ३२ त्यांनीं त्याला ब॒.त्याच्या. घरांतील. सत्रास प्रभूचं 
१८ असें ती पुष्कळ दिंवस करीत: असे... मग पौल फार )' कवन. सांगितलें. ३३ .मग रात्रीच्या- त्याच 'घटकेस.:त्याने 
अश्वत्थ होऊन मागें. फिरून त्या. पिद्याचाला म्हणाला; । त्यांस जवळ घेऊन त्यांच्या: जखमा-धुतल्या; आणि तेव्हांच 
येश्व..-शिस्ताच्या नामाने मी तुला: आज्ञा. करितो कॉ. तूं । त्यानें ब त्याच्या सर्वानी बापिस्मा घेतला. २४: मग त्यार्ने. 
इनमधून -निधून जा; आणि तें तत्काळ निघून गेलें. त्यांस घरीं नेकन खाऊं घातळें, आणि देवावर त्रि्वास ठेवून. 
पोल व सीला यांस बंदिखान्यांत टाकतात .. | सहकुटुंब हर्ष केला. 
च सोडूंनद्दि देतात ३५ दिवस उगवल्यांवर. :अधिकाऱयांनीं. चोपदारांस- 
१९ मगे 'झापल्या मिळकतीची आहा गेली असें पाहून | पाठवून सांगितलें की त्या माणसांस- सोढून दे. ३६. तेव्हां 
तिच्या घन्यांनीं प्रौळ व सीला यांस धरून अधिकार्‍यांकडे | बंदिशाळेच्या नायकाने पौळास असें वर्तमान सांगते. कॉ- 
चेठेंत ओढून नेलें, २० -आणिः त्यांनी. त्यांस-अधिकाऱ्यांपुढें | तुम्हांठा सोडावें .म्दणून अधिकाऱ्यांनी. माणसें . पाठविली. 
उसें करून: म्हटलें; हे. पुरुष-यहूदी; असून आमच्या. नग- | आहेत; तर आतां-स्वस्थपणें निघून जा: ३५७. तेव्हां पौढ 
राला फार त्रास: देतात, २१:आणिः आम्हां रोमी लोकांना | त्यांस म्दणाला, आम्ही रोमी मनुष्ये .असतां अपराधी ठर- 
जे परिपाठ स्वीकारावयाला व आचरावयाळा योग्य नाहींत । विल्यावांचून त्यांनीं .आम्हांस उघडपणें फटके मारून बंदि- 
से हे सांगतात. २२ तेव्हां लोक त्यांजवर उठले; आणि । झाळेंत टाकिळें, आणि आतां. ते, आहहांस गुप्तपणे घाल 
अधिकाऱ्यांनी :त्यांची . बले फाडून काढून. त्यांस छद्या । वितात. काय १ असें नको; तर त्यांनीं स्वतः येऊन आम्हांस 
आरावयाची आज्ञा दिली. . बाहेर न्यावे. ३८ मग चोपदारांनी हे वर्तमात अधिका; 
२३ मग त्यांस पुष्कळसे फटके मारिल्यावर बंदिशाळेंत | र्‍यांस सांगितलें, तेव्हां ते रोमी आहेत असें ऐकून त्यांस 
ठाकून त्यांनी बंदिझाळेच्या. नायकाला त्यांस बंदोसस्तारने | भय वाटलें. ३९ मग त्यांनीं येऊन त्यांची समजूत केली; 
राखण्याचा हुकूम केला; २४ असा त्याला हुकूम मिळाल्यावर | आणि त्यांस बाहेर आणून नगरांतून निघून जाण्याची 
त्याने त्यांस आंतल्या. बंदिखान्यांत घाळून . त्यांचे .पाय | विनंति. केली...४० मग ते बंदिझाळेंतून निघून लदियेच्या' 
खोब्यांत अढकविळे. २५ सुमारें. मध्यरात्री .पौ ळ वःसीला । घरीं गेठे, बैघुवर्गास भेठून. त्यांनीं त्यांचें. समाधान. केलें 
हे देवाला प्रार्थना करीत ब गाणें गात असतां. बंदिवान. | आहि. तेथून ते साहेस्थ झाडे; 
त्यांचें. ऐकत होते. :२६ : तेव्हा; एकापकी. -खूसा, खोठा. सूर: अस्सळनीचा येथे: पोळ 
कंप झाला कॉ बंदिशाळेचे. पाये? अधमराळे:ज्लग्रेसडरवाचे | यंतर दे व:आपुडकब, ताच्या 
लागडेच उघढलेदःय सत्रोजे बंद-सुटले; किक पकेगाी मवेः | १) मधून-ळाकन ब्रेशाकनीकास गेळे, तेये-यहूकोरके, 
झाळेचा नायक झोपेतून लया होऊन :त्यनि -बॉदिशासिचे सभास्यान होतें;- २ तेथें पौलाने आपल्या पारिः 
१५५ 












अ० १७२२-२५ व प्रेषितांची कृत्ये 


सन मनन तीमथ्य हे तेथें राहिळे. १५ तेव्ह. पौलाला 

पोहंचंविणार्‍यांनीं त्याला अथेनैपर्यंत नेलें: आणि सीला 

[व तीमध्य यांनीं आपेणांकडे होईल तितके. ठवकर 

यावें अश्ी त्याची आज्ञा घेऊन ते निघाले. न 
अथेने येथे पौल 






पाठाप्रमाणें त्यांजकडे जाऊन शात्रावर्न तीन शेब्याथ 
त्यांच्याबरोबर संवाद केला. ३ त्यानें धर्मशाह्याचा उलगंडा 
करून प्रतिपादन केलें कीं लित्ताने दुःख सोसावे व 
मेलेल्यांमंधून पुनः उठावे ह्याचें अगत्य होत्ते, आणि ज्या 
येश्वची मी तुम्दांला घोषणा करितों तोच तो. खिसत आहे. 
४ तेव्हा त्यॉँच्यांतील कित्येक जण, भक्तिमोमं. हेब्रेगी | 4१६ पौळ अथेनेस त्यांची वाट पाहत असतां, तें 
यांचा मोठा समुदाय व बऱ्याच श्रेष्ठ ज्रियायांची खात्री | नगरे मूर्तीनी भरलेळें पाहून त्याच्या मनाचा संताप 
होऊन ती पौल ब सीला यांस येऊन मिळांलीं; ५ पंरतु | झाला:. १७ यामुळें तो सभास्यानांत यहूद्यांवरोबर, 
यहुद्यांनी' हेव्यानें ऑपणांकडे कांही बाजारचे छच्चे लोक । भक्तिमान्‌ लोकांबरोबर आणि . बाजारांत जे. त्याला! 
घेऊन व॑'धघीळका 'जमंवून नगरांत बंडाळी 'केली; आणि । आढळंत. त्यांजबरोबर : प्रतिदिवशी वादे करीत असे; 
यासोनाच्या- घरावर हो करून त्यांस. लोकांकडे बाहेर । 9८ तेव्हां. एपिकूरपंथी व त्तोगिकपंथी यांच्यांतील 
कोढवूने आणण्याची खटपट करून पाहिलें; ६. परंतु | कित्येक तत्त्वज्ञानी लोक त्याला आडवे आले. कित्येक 
त्यांचा शोध' ळागला नादी, तेव्हां त्यांनी यासतोन व कित्येक । म्हणाले, हा बडबड्या काय बोलतो ई इुसरे: म्हणाळे, 
बंधु यांस “नगरांच्या अधिकाऱ्याकडे ओढीत नेऊंन आरडा- । हा परक्या देवांची ' घोषणा करणारा दिसतो; कारभ 
ओरड कलूनं म्हटलें, ज्यांनी जगाची उलटापालट केली ते | तो त्यांस ये्य. व पुनरुत्यान यांविषयी सुवार्ता गाज- 
येंथेंहि आठे आहेत;. ७ त्यांस यॉसोनाने आंपल्या घरांत | वीत असे. १९ नंतर त्यांनीं त्याला घरून भरीय- 
चेंतळें आहे, आणि हे. संवे कैसराच्या हुकुमाविरुद्ध वागतांत, | पगावर नेऊन म्हटळें, ' तं .हें. दिलेलें. नवें शिक्षण 
म्हणजे येश्य. म्हणून कोंगीएक दुसरा राजा आहें असें म्हण- | कांय आहे डे आम्हांस कळविज्ील कांय ६९ २० कारण. 
तात. हे. ऐकवून त्यांनीं लोकांस व शहराच्या अधिका- ; व. आम्हांस अपरिचित -मोष्टी 'ऐकवीत आहेस, त्यांचा 
र्‍यांसं खवळून सोडलें. ९ मग त्यांनी थासोनाचा व॑ इतसंचा | अर्थ काय हे समज्ञावे. अक्षी. आमची इच्छा आहे. 
जामीनं घेंऊनं त्यांस मोकळें केलें .| ९१ ( सर्वे अथेनेकर व तेर्थे राहणारे परके लोक ह्यांना 
बिर्या येथे पौल कांडी नवलविश्ेष सांगणें . किंत्रा ऐकणे याशिवाय 
१० यावर बंधुजनांनीं पौळ व सीला यांस लागलेच । इतर कश्ांतहि आपला काळ घालविणे होत नसे. ) 
रातोरात निस्यास पाठविटे; ते तेथें पोहचल्यावर यहूद्यांच्या |  अरीयपगांत पौलाने केलेलें माषण 
सभास्थानांत गेळे, ११ तेथील लोक थेस्सलेनी- | २२ तेव्हां पौळ अरीयंपगाच्या. मध्यभागी उ 
कांतल्या लोकांपेक्षा मोठ्या मनाचे होते; त्यांनीं ! राहून म्हणाला: 
मोठ्या उत्सुकतेने वचनाचा स्वीकार केला, आणि या | अहो अथेनैकरांनो, तुम्ही देवदैवतांठा फार मान 
गोटी. अंशच आहेत. काय ' याविषयी तते. शाल्ञांत | देणारे आहां असें मला दिसतें. २३ कां तर मीं फिरतां 
प्रतिदिवशी झोघ करीत गेळे. १२ यांवरून त्यांतील | फिरतां तुमच्या पूज्य वस्तु पाहिल्या, त्यांत अज्ञात 
बहुतांनीं, व हेव्रेगी कुलींनं श्रिया व पुरुष यांतील | देवाला? हीं अक्षरें लिहिळेलीं वेदी मला आढळली. ज्याचें 
बर्‍याच जणांनीं विश्वास धरिला. . १३ पौळ देवाचें ! ठुम्दी न ओळखतां भजन करितां तें मी तुम्हांला जाहीर 
वचनः निश्यांतहि. : सांगत आहें हें थेस्सलनीकांतल्या : करितों. २४ ज्या देवाने जग व त्यांतले अवघे केलें 
यहूद्यांत संमंजेलें, तेव्हां त्यांनीं तिकडेहि जाऊन लोकांस | तो आकाशाचा व ध्रथ्वीचा प्रभु आहे, म्हणून तो 
खवळून चेतविलें. १४- त्यावरून बंधुवर्गानें पौळाला , हातांनी बांधिळेल्या मंदिरांत राहत नाही; २५ आणि 
ससुंद्राकडे . जाण्यास लागळेंच पाठविठे; आणि सील । त्याला कांह उणे आहे, :म्हयून मुष्यांच्या हातांनीं 
१५६ 


प्रेषितांची कृ्श्ये- 


अ० १७:२५-१८:१७ 





त्यांची. सेवाः घडावी असें नाहीं; तर जीवन, प्राण. 


वंटसेर्व .कॉंही. तोंच सर्वांस देतो; २६ आणि एका- 
. पास ःमनुंध्यांची सव राष्ट्रे उत्पन्न करून त्यांनीं. सगळ्या 
- मुप्रछ्ठमागावर राहावें असें त्यानें केळे, आणि' त्यांचे 
नेमल्शि समय ब त्यांच्या वस्तींच्या- सोम्रा त्याने. ठरविल्या. 
२७ अशासाठीं कीं त्यांनीं देवाचा झोध करावा. 
म्हणजे चाचपडत चाचपडत. त्याला कसें तरी मिळवून 
ध्यावे.. तो आपल्यांतल्या . कोणाएकापासूनहि. दूर नादी; 
२८ कारण -- आपण त्यांत जगतो, वागतों,: व आहों; 
तसेंच तुमच्या कर्वींपैकींहि कित्येकांनी - म्हटलें: आहे, 
“आपण त्याचा वंश आहों. , २९. तर आपण दैवी 
वंश . असतांना, मनुष्याच्या . चातुर्याने -व कल्पनेने 
कोरलेले. सोनें, रुपें किंवा पाषाण:-. ह्यांच्या : आकृती- 
सारिखा देव आहे असें आपंल्याला वाटं. नये, २० 
अज्ञानाच्या काळांची द्रेवानें उपेक्षा केली, परंतु आतां 
सर्वानी सवेत्र पश्चात्ताप, करावा अक्षी तो मनुष्यांस 
आहा करितो. ३१ त्यानें असा एक दिवस नेमस्त 
केल आहे कीं त्या दिवशीं आपण नेमिलेल्या मनुष्याच्या 
द्वारे तो जगाचा न्यायनिबांडा नीतिमत्वार्ने करवील; 
त्यानें त्याला मेलेल्यांमधून उठवून : याविषर्यीचें प्रमाण 
सर्वास फ्टविळें आहे... : 
“३२ तेव्हां ग्रंतांच्या पुनरुत्थानाविषयीं. ऐकून कित्ये- 
कानीं थद्द केली; . कित्येक : म्हणाळे, याविषयीं आम्ही 
तुझें - पुनः आणखी ऐकू. '३३ इतके झाल्यावर पौल 
त्यांच्यामधून निघून गेला. ३४ तरी त्यास चिकटून 
राहून कित्येक मनुष्यांनीं विश्वास धरिला; त्यांत दिओ- 
चुस्य अरीयपगीयकर, दामारि नामें कोणी स्री, व 
त्यांच्याबरोबर इतर कित्येक होते. 
करिंथ येथे पोल 
१ त्यानंतर तो अथेने सोहून करियास 
९ टॅ गेला. २ तेव्हां पंत एथील अक्विला नामें 
कोणी यहूदी त्याला आढळला; सर्वे यहूदयांनीं 
रोम हहर सोडून जावें अक्षी छलौद्यानें आह्ञा केल्या- 
मुळें तो आपली बायको प्रिस्किळा इजसुद्धां इटालीहून 
नुकताच आला होता; त्यांच्याकडे तो गेळा; ३ आणि 


त्यांचा व ह्यांचा धंदा एक असल्यामुळें त्यांच्याजवळ 


. राहिला, आणि त्यांनी तो चालविला; : त्यांचा 'धंदा 


राहुठ्या करण्याचा होता. ४ तो दर शब्बाथ दिवशीं. 


- सभास्थानांत वादकलून यहूययांची ब हेळेण्यांची समजूत 


घाळीचे असे. 

६ जेन्हयां; सीला वः तीमथ्य हे मासेदोनियाहून आले 
तेव्हां, >येंशःः हाच लिस्त आहे, अशी साक्ष यहूद्यांस 
देऊन वचन: सांगण्यांत पौल निमम झाला होता; ६ 
आणि . ते त्याला अडवून अपशब्द बोलू लागले तंव्हा 
त्यानें आपलीं वसर झटकून त्यांस म्हटलें, तुमचें रक्त 
तुमच्या माथ्यांवर; मी निर्दोष आहे; आतांपासून मी 
विदेशी लोकांकडे जाणार. ७ मग तेथून निघून 
सभास्थानाच्या लगत ब्याचें धर होते, असा 
कोणी तीत युस्त नामक देवभक्त होता त्याच्या धरीं तो 
गेला. ८ तेव्हां समेचा अधिकारी क्रिस्प ह्यानें आपल्या सवे 
घराण्यासुद्धां प्रभूवर विश्वास ठेविला, आणि पुष्कळ कररिंथ- 
करांनी वचन ऐकून विश्वास ठेविला, व बासिस्मा घेतला. 
९ तेव्हां प्रभूने रात्रीं पौलाला दृष्टांतांत म्हटलें, मिऊं मको; 
बोलत जा, उगा राहूं नको, १० मी. तुजबरोबर आहें, 
तुझें. वाईट करावयाला कोणी तुजवर. येणार नाहीं, कारण 
या नगरांत माझे पुष्कळ लोक आहेत. ११ तो त्यांजमध्यें 
देवाचें वचन शिकवीत दीड वर्षे राहिला. 

- गल़ियोआणिपौ ल 

१२ नंतर गह्नियो हा अखया प्रांताचा अधिकारी असतां 
यहूद्यांनी एकव्तत्तानें :पौळांवर . उठून त्याला न्याया- 
सनापुढें आणून म्हटलें, १३ हा लोकांस नियमशात्रा- 
विरुद देवाला भजावयास मथावितो. १४ तेव्हां पौल 
तोंड उघडून बोलणार. होता. इतक्यांत गल्लियो यानें 
यह्ूद्यांस म्हटले, अहो यहुद्यांनो, हँ प्रकरण गैरक्षिस्त 
वतैनाचें अगर दुष्कृतीचें असते तर मला तुमचें 
म्हणणें मनावर घेण्याचें कारण झालें असतें; १५ 
परंतु हा वाद शब्दांचा, नांवांचा किंबा. तुमच्या 
नियमशाद्ञाचा आहे, तर तुमचें तुम्हीच पाढा; या 
गोष्टींची न्यायाधिक्षी सळा नको. . १६ अर्से म्हणून 
त्यानें त्यांस न्यायांसनापुहन हाकून लाविलें. १७ तेव्हां 


१५५७ 


अ० १८५१७-१९:१२३ 


प्रेषितांची छृर्त्ये 


सर्वांनी ससेचा अधिकारी सोस्थनेस याला धरून:न्यायासना- । विश्वास धरिला होता त्यांना त्यानें फार साहाय्य केलें 


समोर मार दिला, पण गल्लियोने ग्रांपैकीं कोणत्याहि 
गोष्टीची पर्वा केली नाहीं. र 
: पौळ सरियास परत येतो 


य १८ यानंतर पौळ तेथें आणखी बरेच: दिवसः 
. राहिल्यावर . बंधुजनांचा निरोप धेऊन तारवांत. बसून | 


सूरिया देशास ग्रेला; त्याच्याबरोबर प्रिस्किळा- व 
अक्िला हीं गेली; त्याचा नवस होता म्हणून त्यानें 
'किंलियांत आपल्या ढोक्याचे केस कापिळे. १९ मग 
"इफिस नगरांत आल्यावर त्यानें त्यांस तेथें सोडिले; 
आणि स्वतः सभास्थानांत जाऊन यहूद्यांबरोबर संवाद 
केला. २० नंतर त्यानें आणखी कांहीं दिनस. राहावें 
अक्षी ते विनंति करीत असतांहि तो कबूल झाला 
नाहीं; २१ तर त्यांचा निरोप घेतांना, देवाची इच्छा 


मुळें येश्विषयींच्या गोष्टी नीट सांगून दिक्षण देत 
असे; तरी त्याला गोहानांचा बासिस्मा मात्र ठाऊक 
होता. २६ तो सभास्यानांत निर्भीडपर्णे बोलु लागला, 
तेव्हां. प्रिस्किक्ञा व अक्िला यांनीं त्याचें ऐकून 
त्याला जवळ घेतळें, व देवाचा मार्ग त्याला अधिक 
स्पष्टपणें दाखविला. २७ नंतर त्यानें अखया प्रांतांत 
जाण्याचा बेत केला, तेव्हां बंधुवर्गाने त्यास उत्तेजन 
दिळ॑ आणि त्याचा स्वीकार करण्याविषयी क्षिष्यांस 


२८ कारण येश्वू हाच ख्रिस्त आहे, असें त्यानें 
शाख्रावरून दाखवून मोठ्या सामर्थ्याने सर्वांसमक्ष यहू- 


इफिस येथे मयार करणाऱ्या योहानासे 


१ मग असें झालें कीं अपुले करिंयांत 
१९ असतां पौळ. वरच्या प्रांतांमधून जाऊन 
इफिसांत पोहचला, तेथें कित्येक दिष्य त्याला 
आढळले; २ त्यांस तो म्हणाला, तुम्हीं विश्वास धरिला 
तेव्हां तुम्हांस पवित्र आत्मा मिळाला काय £ त्यांनीं 
त्याठा म्हटलें, पबिश्रन आत्मा दिलेला आहे. हें. आम्ही 
ऐकलें देखील नाहीं. ३ तो त्यांस म्हणाला, तर 
तुम्डी कसला बासिस्मा घेतंला £ ते म्हणाले, योहानाचा 
वासिस्मा. ४ पौलाने म्हटलें, योहान पश्नातापाया 
बापतिस्मा देत असे; तो लोकांस सांगत असें कीं 
माझ्यामागून येणाऱ्यावर म्हणजे. येश्ूवर तुम्हीं विश्वास 
ठेवावा. ५ हें ऐकून त्यांनी प्रभु येश्वच्या. नामांत 
बासिस्मा घेतला; ६ आणि पौलार्ने. त्यांजवर हात 
ठेविळे तेव्हां पवित्र आत्मा त्यांजवर आला; ते वेग- 
वेगळ्या भाषा बोळ लागले ब हेखरी संदेश देऊं 
लागले. ७ ते अवघे सुमारें बारा पुरुष होते. 
इफिस येथे पौल 
८ नंतर तो सभास्थानांत जाऊन देवाच्या राज्याच्या 
गोष्टीविषयी संबाद करीत य प्रमाण पटवीत निर्मीड- 
पर्णे. तीन महिने बोलत. गेला. ९ मग कित्येक जण 
कठोर व विरोधी होऊन लोकांसमव्ह त्या मार्गांची 
निदा करूं लागळे, तेव्हां त्यानें त्यांजमघून निघून 
शिष्यांसहि वेगळे केळे, आणि तुरभाच्या शिक्षणग॒हांत 
तो प्रतिदिवशीं संवाद करू लागला. १० असें दोन 
वर्षे चालल्यामुळे आसियांत राहणाऱ्या सर्वे गहूदी व 
हेळेगी लोकांनी प्रभूर्चे वचन ऐकले. ११ देवाने 
पौठाच्या हातूत असाघारण चमत्कार घडविले; १२९ 
ते असे कीं रुमाल किंवा फडकी त्याच्या अंगावरून 


लिहिलें; तो तेथे पोहचल्यावर ज्यांनीं कृपेच्या द्वारें । आणून रोग्यांवर घातली, म्हणजे त्यांचे रोग 
१ण८ 


प्रेषितांची कृत . अ० १९४१२-३८ 


वि होत असत व दुष्ट आत्मे त्यांच्यांतूत निघून | बहुतेक सर्वे आसिया देशांत, हातांनी केलेल्या आकृति 
जात असत. १३ तेव्हां कित्येक पंचाक्षरी फिरस्ते यहूदी, । देव नाहींत असें या पौलानें बोळून व पुष्कळ लोकांच्या 
दुष्ट आत्मे लागलेल्या लोकांवर प्रभु येशरचें नाम उच्चारून | मनांत भरवून त्यांना फितविळें आहे; २५७ ह्यामुळें ह्या 
म्दणू लागळे, ज्या येश्वची पौळ घोषणा करितो त्याची मी । आपल्या धेद्याची अपकीर्ति होडेळ असें भय. आहे; इतकेंच 
तुम्हांस शपथ' घालतो. १४ असें करणारे इसम एक । नव्हे, तर ज्या महादेवी अर्तमीची. भक्ति सवे आसिया 
अंहूदी मुंख्य. याजक स्किवा याचे सात पुत्र होते. १५ | व जगहि करिते, तिचें देऊळ तुच्छवत्‌ व ती स्वतः 
ह्यांस दृष्ट आत्म्याने जबाब दिला, मी येथला व पौला- । महत्त्वभ्र्ट होईल . असेंहि भय आहे. २८ हे. ऐकल्यावर 
काहि ओळखतों;.पण तुम्दी कोण आहां १ १६ मग ज्या । ते क्रोघाब्रि्ट होऊन. ओरडू :लागळे कीं इफिसकरांची 
मयुष्यास दुष्ट आत्मा लागला होता त्यानें त्यांजवर उडी | अर्तमी थोर. २९ इतक्यांत नगरांत धांदल उडाली; आणि 
घाळून दोघांस हटविळें आणि त्यांवर इतका पगडा ।-पौलाचे .वाटेंतळे सोबती मासेदोनियाकर.गायस व आरि: 
बसविला. कीं ते उघडेनागडे व घायाळ होऊन त्या धरां- | स्ताखे यांस. पकडून त्यांस ओढीत ओढीत ते. एकच्वित्ताने 
तून. पळून गेले. . १७.. तेव्हां इफिसांत राहणारे यहूदी । नाटकग्हंत धावत. गेले. .३० तेव्हां गदीत जावें असें 
ब हेह्लणी या सर्वांस हें माहीत होऊन भय प्राप्त झालें, | पौलाच्या मनांत होतें, पण दिष्यांनीं. त्याला जाऊं दिटें 
आणि प्रभु येशच्या नामाचा महिमा'झाला. १८ विश्वास । नाहीं. २१ विवाय आतियाच्या अधिकाऱ्यांतील कित्येक 
ठेवणाऱ्या लोकांपैकी पुष्कळ जणांनी. येऊन आपलीं कृत्यें । त्याचे मित्र होते, त्यांनीं त्याला निरोप पाठवून विनंति केळी 
पदरीं घेऊन तीं उघड केलीं. ३९ जादू करणाऱ्यांतील .| कीं .नाटकग्रहांत. जाऊन स्वतःला धोक्यांत धाळू नये. 
बर्‍याच लोकांनीं आपलीं पुस्तकें जमा करून सर्वांदेखतां | २२ तेव्हां. कोणीं कांही, कोणीं कांहीं, अक्षा. आरोळ्या 
जाळून टाकली; आणि त्यांच्या किंमतीची बेरीज केली । मारल्या, लोकांचा एकच गोंधळ उडाला; आणि आप्रण 
तेव्हां ती पन्नास हजार रुपये झाली. २० याप्रमाणें प्रभूचे :| कशाला':जमलों आहों हे बहुतेकांस कळलें नाहीं.. ३३ 
वचन सामधथ्यारने वाढत जाऊन प्रबल झालें. .मग अलेक्‍्सांद्र याला यहूदी. लोकांनीं पुढें ढकलल्यावर 
पुढले वेत कित्येकांनी त्याला गर्दीतून बाहेर ओढिलें; तेव्हां अले- 

२१ हें झाल्यावर मासेदोनिया-वं अखया ह्या : प्रांतांतून । क्सांद्र हातानें खुणावून लोकांची समजूत घालण्या 'पाहत 
यरुदळेमास जावें असा पौलानें आपल्या मनांत निश्चय | होता; ३४ परंतु तो यहूदी. आहे असें समजल्यावर, 
केला व म्हटलें, तेथें गेल्यानंतर मळा रोम शहरहि पाहिलें | सुमारें दोन .तासपर्यंत, इफिसकरांची अतमी थोर, अज्ली 
पाहिजे. ..२२ मग आपली सेवा करणाऱ्यांपैकी तीमंथ्य व | स्वीची एकंच आरोळी झाली. ३५ मग नगराचा. शिर 
एरास्त या दोघांस मासेदोनियास पाठवून तो स्वतः कांहीं | स्तेदार लोकांना शांत करून म्हणाला, अहो इफिसकरांनो, 
दिवस. आसियांत राहिला महान्‌ . अर्लमीचा “अः ज्युपितरापासून' पहळेल्याः मूर्तीचा 
इफिस येथील दंगा' . | पुजारी झफिर्सःःनगर अहि; हॅज्याल-: डक माही? असी 

२३ ह्या सुमारास. त्या मार्गाविषयीं बंरीच चळवळ । कोण माणून आहे? ३६ यो. गोष्टी निर्विवाद आहेत म्हणू 
झाली. २४ कारण कीं देमेत्रिय नांवाचा कोणीएक सोनार । तुम्ही शांत असावें, काही उत्तावळी करुं नये. ३७ कारण 
अर्तमी देवीचे सप्याचे देव्हारे करून कारागिरांस बराच । जीं मनुष्ये, तुम्ही एर्ये आणिली आहेत ती देवालय लट- 
कामधंदा लावून देत असे; २५ त्यानें त्यांस व तसल्याच । णारीं किंवा आपल्या देवीची मिंदा करणारीं अंशी नाहींत. 
इतर कारागिरांस जमवून म्हटलें, गद्यांनो, ह्या धंद्याने । ३८ यास्तव देमेत्रियं “व - त्यांच्या: खैवतीचे - कोरांगीर 
आपल्याला पैसे मिळतात हें तुम्हांस ठऊक आहे. २६ । यांचा कोणाशी बाद असल्यास न्यायंगहें उघडी आहित च. 
“तुम्ही पाहतां व ऐकतां कीं इफिसांत केवळ नव्हे तर ' न्यायाधीशहि आहेत; ताजधुढे त्यांनी एकमेकांवर आरोप 


१५५ 





अ. १९४३८--२०:२३ 


म्ेषितांची कृत्ये 


हा हडुिजाजजयाडजखजज॒ाजाजञअाबाब॒ाब॒ाबााब॒ुशबावारबावववय 
ठेबावा; ३९ 'पण दुसऱया एखाद्या गोष्टीची मागणी असली | म्हणजे पहाटपर्यंत त्यांजबरोबर संभाषण केळें व तो 


तर तीबद्दल कायदेशीर समेत ठरविलें जाहेल. ४० या 


दंगलाचें कारण काय ह्याचा जबाब आपणांस देतां येण्या- 


सारखा नसल्यामुळें आजच्या प्रसंगावरून आपणांवर बंड 
केल्याचा आरोप येण्याचे भय आहे. ४१ असें बोळून त्यानें 
सभा विसर्जन केली. 

- _ मासेदोनिया, प्रीस व त्रोवस येथें पौळ 


१ नंतर गलबला निवाल्यावंर- पौलँने शिष्यास 
"५१० बोलावून त्यास बोध केला; ब त्यांचा निरोप चेऊने. 
तो 'मासेदोनियास जाण्यास निघाला. २ त्या: प्रांता-. 


तून आतांना. तेथल्या लोकांस पुष्कळ बोध: करून: ती 


हेह्मस प्रांतांत गेला, -२ तेथें. तीन महिने राहिल्ववर तौ 


सूरिया.. देशांतं.:तारवांतून॑- जाणार- होता;  तेव्ही : यहूदी 
लोकांनीं त्याजविस्द्‌ कट केळा, म्हणून त्यानें मासेदोनियां- 
तून पंरत जाण्याचा बेत केला. ४ पुराचा पुत्र सोपत्र 
ब्रिस्याकर, थेस्सलनीकाकरांतळे अरिस्तार्ख म सकूंद; 
दर्बेकर, -तीमप्य, आणि झासियांतील तुखिकं व ::त्रफिम हे 
आसियापर्यंतः त्याच्याबरोबर: गेले. ५ ते पुढें जाळन जोवसांत 
आमची. वाट पाहत राहिले; ६ आणि बेखमीर'- भाकरीच्या 
दिवसांनंतर आम्ही फिलिप्पैहून तारवांत बसून, पांच 
दिवसांनी. त्रोवसांते त्यांजकडे झआळों; तेथें आम्ही सात 
दिवस राहिलों 


युतुख 

७ मग आम्ही आठवल्याच्या पहिल्या' दिवशीं भाकर 
मोडण्यासाठी एकत्र मिळालो, तेव्हांस्पील दुसऱ्या दिवशीं 
जाणाह:-होंता; म्हणून त्यानें त्यांच्याबरोबर भाषण :केळें 
तें सध्यरात्रपर्यंत लांबले. ८ ज्या. मांडीवर आम्ही 'एकत्र 
जमलों' होतों तेथें. बरेच .दिवे होते; ९ आणि युतुख नामें 
कोणी तरुण खिडकींत बसला असतां त्याला. गुंगी येऊन 
गाढ क्षोप लागली. तेव्हा. पोल एकसारखां बोलत राहिल्या- 
मुळें तो त्या झोपेच्या भरांत तिसर्‍या . मजल्यावरून खाली 
पडला. व मेलेला हातीं. लागला. १० तेव्हां पौल खालीं 


-उतरळा आणि त्याजवर :पाखर घाळूनं, 'त्याला..कवटाळून . 
म्दणाळा, घाबरू नका; कारण. यात्चा जीव यात .आहे. ११. 


सग-त्यार्ने वर 'येऊन भाकर: मोडून खाल्ल्यावर बराच वेळ 


तसाच निघाला. १२ त्या तरुणाला जीवंत नेतां आल्यामुळें 
त्यांना अतिशय समाधान वाटलें. 
मिलेताचा प्रवास 

१३ आम्ही अगाऊ जाऊन तारवांत बसून अस्साकडे 
गेलो, तेथें पोहचल्यावर पौलाला तारवांत घ्यावयाचें होते; 
कारण त्यार्ने तर्से ठरविलें होतें व तो स्वतः पायवाटेने याव- 
याचा होता. १४ तो. अस्सांत आम्हांस भेरला, तेव्हां 
त्याला तारवांत घेऊन आम्ही मितुळेनास आलों, १५ तेथून 
तारेवांतून आम्ही दुसऱ्या दिवशीं खियासमोर आलों 
आणि त्याच्या पुढील दिवशी साभा बंदर केलें; मग 
(जगु्ल्यांत राहिल्यावर ] त्याच्या पुढील. दिवशीं मिले- 
तास आलों. १६ आपणाला ' आसियामध्यें फार दिवस 
राहावें लागूं नये म्हणून इफिस बाजूला सोहून : जावयाचा 
'पौळानें निश्चय केला होता; कारण कसेंहि करून पन्नासाव्या 


पस | दिवसाच्या सणांत-आपण यस्दालेमांत असावें यासाठीं तो 


घाई करीत होता. -- 
इफिसच्या वडींलंबगांशीं मिलत येथें पोलानें 
वियोगसमय्री केळेळे माषण 

१७ मय त्यानें मिलेताहून इफिसांत निरोप पाठवून 
मंडळीच्या वडीलक्गास ब्रोळावून घेतलें. १८ ते त्याच्या- 
जवळ आल्यावर त्याने त्यांस म्हटळें 

मी, आसियांत. पहिल्यानें पाऊल ठाकिल्या 'दिवसा- 
पासून तुम्हांबरोबर नेहमीं कसा होतो, १९ म्हणजे फार 
नम्रतेने, आसवे. गाळीत आणि यहूद्यांच्या कटांसुळें मजवर 
आलेलीं संकटें सोशीत मीं प्रभूची सेवा क्रश्ची केली, हें 
तुम्हांस ठाऊक आहे; २० जें हितकारक तें तुम्हांस 
सांगण्यास आणि. चार लोकांत व घरोघरीं शिकविण्यास 
मीं. माघार घेतली नाहीं; २१ पश्चात्ताप करून देवाकडे 
वळणे व आपल्या प्रभु येश्‌ ल्रिस्तावर विश्वास ठेवणे यां- 
संबंधानें यहूदी व हेल्रेणी यांस मी साक्ष देत होतो. २२ 
पण आतां पाहा, मी अंतर्यामी बद्ध होऊन यरुडालेमास 
जात आहें, तेथें मला कांय काय होईल ते माहीत नाहीं; 
२३ केवळ इतकें कळतें कीं बेंघर्ने व संकटे माझी वाट 
पाहत. आहेत, आणि पवित्र आत्मा याची मला नगरो- 


१६० 


म्रेषितांची इत्य 


. ह” 


मरी. .साक्ष.देत आहे. २४ मी तर आपल्या प्राणाची 





कचा ततव 


उकिंमत'एवढीसुद्धा करीत नाहीं, यासाठी कीं मीं आपली ' 
याव! आणि, मेला प्रभु येशपासून प्राप्त झालेली देवाच्या 


कृपेची सुवार्ता निश्चितार्थाने सांगण्याची .सेवा शेवटास 
न्यावी. २७ आतां. प्राहा, ज्यांच्यामध्ये मी ह्या राज्याची 
घोषणा करीत. फिरतों .त्या तुम्हां कोणाच्याहि माझें तोंड 
धुनः दृष्टीस “पडणार नाहीं, हें मला. ठाऊक आहे, २६ 
म्हणून आजच्या दिवशीं तुम्हांस साक्ष देतों कीं मी 
सर्वाच्या रक्ताविषयीं निर्दोषी आहें; २७ कारण .देवाचा 
संपूर्ण मनोरथ तुम्हांस सांगण्यास मीं माघार घेतली नाहीं. 
२८. आतां तुम्ही आपणांकडे व ज्या कळपांत पवित्र 
आत्म्याने तुम्हांस अध्यक्ष करून ठेविलं. त्या सर्वांकडे लक्ष 
द्या, यासाठीं कीं देवाची. जी मंडळी त्यानें आपल्या 
रक्तानं मिळविली तिचें पाळण तुम्ही. करावे. २९ मी 
गेल्यावर कळपाची दया न करणारे असे क्रूर लांडगे 
तुम्हांमध्यें शिरतील हें मी जाणून आहें; ३० तुम्हांपैकींहि 
कांहीं मनुष्ये उठून शिष्यांस आपल्यामागे ओढण्यासाठी 
बिपरीत गोष्टी बोलतील. ३१ यास्तव सावध असा, आणि 
मी.तीन वषें रात्रंदिवस अधू गाळीत प्रत्येकास बोध करणें 
भांबविलें नाही. याची आठवण ठेवा. ३२ आतां मी 
तुम्हांस देवाकडे व त्याच्या कृपेच्या वचनाकडे निरवितों; 
तो. तुमची श्रृद्धि करावयास व पवित्र केलेल्या सर्व जणांमध्ये 
तुम्हांस वतन द्यावयास समर्थ आहे. ३३ मीं कोणाच्या 
सोन्याचा, रप्याचा किंवा वरत्रांचा लोम धरिला नाही. ३४ 
माझ्या व माझ्या सोबत्यांच्या गरजा भागविण्याकरितां याच 
हातांनी, सेवा केली, हें तुम्ही स्वतः जाणून आहां. ३५ 
सवे गोष्टींत मीं तुम्हांस कित्ता घालून दाखविळें कीं तसेंच 
ध्रम करून तुम्ही दुर्बळांना साहाय्य करावे, आणि घेण्या- 
पेक्षां देणें ह्यांत धन्यता आहे असें जें प्रभु येश्व स्वतः 
'म्हणाला, त्या वचनाची आठवण ठेवावी. 

३६ असें बोलल्यावर त्यानें गुडघे टेकून त्या सवी 
बरोबर प्रार्थना केली. ३७ तेव्हां ते सवे फार रडछे ब 
त्यांनी पौठाच्या गळ्यांत गळा घाळून त्याचे .मुके घेते 
१८ माझें तोंड पुनः पुढें तुमच्या दृष्टीस पडणार नाहीं 


असें जें त्यानें म्हटलें होतें त्यावरून त्यांस विशेष दुःख ! 


११ 


अ« “२” १; ऱ ऱ्न्न शै $१ ऱ 


वाटलें. मग त्यांनीं त्याला तारबापर्यंत.पोहंचविलें. 

खोरापर्यंत येणें 
१ मग असें झाळें कॉ आमचात्यांचा . फश्र्ने 
२११ वियोग झाल्यानंतर आम्ही तारवांतून कोसास नीट 
गेलों, व दुसर्‍या दिवशीं . स्दास व तेथून पात- 
ऱ्यास गेलों; २ नंतर . पलीकडे फेनीकेस.. जाणारें तारू 
मिळाल्यावर . त्यांत बसून आम्हीं निघालो; ३ मग. कु 
दृष्टीस पडलें तेव्हां तें डावीकडे टाकून आम्ही .सूरिया- 
कडे जाऊन सोरास उतरलो, कारण तेथें तारवांतील माळ 
उतरावयाचा होता; .-४ आणि शोधांती आम्हांस  क्षिष्म 
भेटले म्हणून आम्ही. तेथें सात दिवस राहिलों; त्यांनीं 
आम्म्याच्या द्वारे. पौलाला म्हटलें, तू गरदाळेमांत पाऊल 
टाकू नये. ५ मग असें झालें कीं ते दिवस गेल्यावर 
आम्ही तेथून निघून मार्गस्थ झालो; तेव्हा दिया ब मुळें 
यांच्यासुद्धां सर्वांनी आम्हांस नगराबाहेर पोहंचबिळें, तेथें 
समुद्राच्या. तीरी आम्हीं गुडघे टेकून प्रार्थना केली; ६ 
एकमेकांचा निरोप घेतल्यावर भाम्ही तारवांत असलो. 

आणि ते" आपल्या घरीं माघारे गेले, 
कैसरीयास येणें 

७ मग सोरापासूनचा आम्ही आपळा जलप्रवास. संप- 
विला, आणि पलमैसास येऊन व बंघुबगोस भेटून स्वांज्या 
एथे एक दिवस राहिलों. ८ दुसऱ्या दिवशीं आम्ही निघून 
केसरीयास आलो, आणि सुवार्तेक फिलिप्प याच्या घरी 
जाऊन राहिलों; हा सातांपैकी एक होता. ९ त्याला चार 
अबिबाहित कन्या असुन त्या इश्वरसंदेश देत भसत. १० 
तेथें आम्ही पुष्कळ दिवस राहिलो. असतां अगब नाणें 
कोणीएक संदेष्टा यहूदीयाहून खालीं आला. ११ त्यार 
आम्हांकडे येऊन व पोलाचा कमरबंद घेऊन भापळे शात- 
पाय बांधून म्हटलें, पवित्र आत्मा असें म्हणतो, ज्या 
मनुष्याचा हा कमरबंद आहे. त्याला यरुदालेमांत यःुदी 
लोक याम्रमाणें बांधून विदेशी लोकांच्या हातीं बेतीछ. १२ 
हें ऐकून आम्दी व. तेथल्या खोकांनींदि तु:गरकाकेमांत जाळं 
नये, अक्षी त्याला बिनंति. केळी. : १३ तेव्हा पौलाने -उलर 
दिलें, तुम्दी रडून मार्श. मन वचवितां दे काय मी 
नुसता बंधांत पडण्याखच नव्हे, तर प्रभु येशच्या नामा- 








१६१ 


अ० २१:५१३-३७* 
क क यरुशलेमात 'मरावयास. देखील तयार आहें. १४ तो 
ऐकत नाहीं हे. पाहून आम्हीं स्वस्थ राहून म्हटलें 
प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे होतो 
यरुंशलेंमासं येणे 
१५.त्या दिवसांनंतरः आम्ही ऑपली . तयारी करून 





येरलेमास वर' गेलों. १६ 'आमंच्योबेरोबर कैसरीयांतील । 


डित्येकःशिष्यहि आंले, 'त्यांनीं आपल्यावरोंबर कुंप्र एथील 
म्नासीन, ह्या जुन्या दिष्यास आणिले; त्याच्या येर्थे 
आम्हांस रांहॉवयाचें होते. १७ यंरुशलेमास *ओंल्यावर 
बंघुजनांची आनंदानें आमचें आगतस्वागत केलें 
यहृद्यांतून खिस्ती झालेल्यांची समजूत घालण्या- 
संठीं पोलानं केलेला प्रवास | 


१ मग दुसऱ्या दिवशी पौल आम्हांसुद्धां याकोबाच्या 


दिवशीं त्यांच्याबरोबर त्रतंस्थ होऊन मंदिरांत -नेला, आणि 
ज्या दिवशीं त्यांच्यांतील एकेक्रासाठी .अर्पेण*करावय़ाचें त्या 








दिवसापर्यंत त्रतचे दिवस आपण पूर्ण करीत आहों असे 


त्यानें दाविले. 
यरूरालेमांतला देगा व. पौलाला अटक 

२७ पुढें ते सात दिवस पूर्ण होणार होते, तेव्हां 
आंसियांते यहूदी यांनीं त्याला मंदिरांत पोहून सवे लोक- 
संमुदायाला' चेतविळे, आणि त्याजवर हात टाकून २८ 
आरोळी मारून म्हटलें, अहो इस्राएल लोकांनो, धावा हो 
घावा; आपले लोक, नियभशात्र व हें ह्थळ यांबिर्द्ध जो 
सर्वे ठिकाणीं सर्वांस शिकवितो तो हाच आहे; शिवाय 
यानें हेल्लेण्यांस मंदिरांत आणून हें पवित्रस्थान विठाळविलें 
आहे. २९ यांनीं त्रफिम इफिसकर याला पूर्वी त्याच्याबरो: 


येथें गेला; आणि सवे वडीलवगेहि तेथे. आला. १९ तेव्हां | बर नगरांत पाहिळें होतें; त्याला पौलाने मंदिरांत 


त्यांने त्यांस भेटून आपल्या: सेवेच्या योगें जी कांदे देवाले 
ववदेशी लोकांमध्यें केलीं. त्यापेकीं एकेक सविस्कंर ' सांगि 

तले? * २० तें ऐकून“ त्यांनी देवाचें - गोरव केलें, व त्याला 
म्हटलें, भाऊ, ज्यांनीं-विश्वास ठेविला आहें. असें यहूद्यां- 
मध्यें किती हजारों “लोक “आहेत हे 'तू पाहतोस; ते सर्व 
निंयेमशीक्लानिमानी आहेतं;?' २१ तुजविषर्धी' त्यांस असें 
कळविण्यात. आलें “आहे. कीं. तूं विदेशी: लोकांत राहणाऱ्या 
संर्व*यहूद्यांस मोशा'चा त्याग करावयास शिकेबितोस आणि 
*ऑपल्या मुलांची सुंता करूं 'नये, व परिषाटांप्रमार्णे चाळे 
नये असेंहि सांगतोस, २२ तर आतां काय करावें? तूं 
आला-आहेस हें ते खचीत ऐकतील. २३ यास्तव आम्ही 
तुला जै सांगतों तें कर; नवस केलेले असे आमच्यांत 
चौघे जण आहेत; २४ त्यांस घेऊन त्यांच्यासह तू त्रतस्थ 


हो, आणि त्यांनीं मुंडण करावें म्हणून त्यांचा खर्च तू. कर, | 
म्हणजे तुजविषयीं जें कळविण्यांत आलें आहे त्यांत कोंहीं । 


अर्थ नसून तूं स्वतः नियमशास्र पाळून व्यवस्थेने वागतोस 


असें सर्वांस समजेल; २५ परंतु ज्यांनीं विश्वास ठेविला | तेव्हां असें झालं कीं लोकांच्या 


आहे अंशा विदेश्यांसंबंधाने आम्हीं निर्णय करून लिहून 
पाठविठें आहे. कीं त्यांनीं मूर्तीस आर्पिठेळे पदार्थ, रक्त, 
गुदमरून मेळेले ग्रॉयी व व्येमिचार योंपांसून' आपणांस 
राखांदें. २६ तेव्ह पौळ त्या मनुष्यांस घेऊन दुसऱ्या 


आणिलें. असावे, अशी त्यांची कल्पना होती. 
३० तेव्हां सवे नगर गलबळून लोकांची एकच गर्दी 
झांठी; आणि त्यांनी पौलाला धरून मेंदिरांतून 
बाहेर ओहून काढिले; तोंच दरवाजे बंद झाले. 
३१ मग ते त्याला जिवें भारावयाला पाहत असतां 
फ्टटणाच्या सरदाराकडे बातमी लागली कीं सत्र 
यरुडालेमांत गडबड उडाली. आहे. २२ तेव्हांच तो 
क्षिपाईे व जमादार . यांस घेऊन त्यांजकडे खालीं 
घांवत गेल्गर. सरदार व शिपाई यांस पाहून ते पोलाला 
मांरितांना थांबले. ३३ तेव्हां सरदाराने जवळ येऊन 
त्याला धरिठें आणि दोन सांखळ्यांनीं बांधण्यास 
हुकूम केला; मग हा कोण व यानें काय. केलें असे 
त्यार्ने बिचारिळे. ३४ तेव्हां लोकांतून कोणी कांहीं, 
कोणी कांही ओरडले; ह्या गलबल्यामुळें त्याला 
खात्रीलायक असें कांहीं कळेना, म्हणून त्यानें , त्याला 
गढीत नेण्याचा हुकूम केला. २५ तो पाग्रऱ्यांवर आला 
दांडगाव्यामुळें 
शिपायांनी त्याला उचलून नेलें; ३६ कारण लोकांचा 
ससुदाय भागे चालत. असून, याची वाट लाव, असे 
ओरडत 'होता. ी 

“३७ मग पौलाला गढींत नेणार इतक्यांत त्यानें 


१६२ 


प्रेषितांची 'कृत्वे 


अ० २१:३७-२९२९:२१ 





:सरदाराली: -म्हदेले, मला आपल्याबरोबर कांहीं. बोला- 
वयांन्यी: फरंचानगी: ' मिळेळ का £ तो म्हणाला: हेळेणी . 


"भाद्या तुला“ येते काय? ३८ ज्या मिसऱ्यारनेः थोब्या 


दिवसांमोर्गे'-:बैड उठवून त्या चार हजार मारेकेऱ्यांस . 


रानांत नेलें. तो तूंच 'आहेस कीं नाहीं £ ३५ तेव्हां 
ौलाने . म्हटलें, मी. किलिकियांतील तासकर यहूदी 


"आहे; हलक्या नंगर'चा राहणारा नव्हें; मी आपल्याला 


विनंति करितो. की लोकांबरोबर - बोलण्याची मला 
परवानगी द्या. ४० त्याने परवानगी दिल्यावर पोलानें 
पायऱ्यांवर उभें राहून लोकांस हातानें खुणाबिटें; 
आणि अगदीं निवांत झाल्यावर तो त्यांजबरोबर 
इब्री भाषेंत येणेंप्रमाणें बोलला: 

यहुययांबरोबर पोलाने केलेलें भाषण . 

१ बंधुजनहो व वडील मंडळहो, मी जें आतां 
|. -* तुम्हांस प्रत्युत्तर करितों तें ऐका. 

२ तो आपणांबरोबर इब्री. भाषेत बोलत 
आहे हें ऐकून ते. अधिक स्वस्थ झाले, मग त्यानें 
म्द्ट्ठेंः 

३ मी यहूदी असून किलिकियांतील तास नगरांत 
माझा जन्म झाला, आणि या नंगरांत गमलियेलाच्या 
चरणांजवळ लहानाचा मोठा होऊन वाडवडिलांच्या 
नियमशाक्ाचें कडकडीत रीतीनें मला शिक्षण मिळालें 
आणि जसे तुम्ही सवे आंज देवाविषयी उत्कंठित आहां 
तसाच मी होतों; ४ पुरुष व ल्ञिया यांस बांधून 


बंदिशाळेंत घालून, देहांत शिक्षा देऊनसुद्धां, या पंथांचा 


पाठलाग सी केला. ५ याविषयीं मुख्य याजक व अवघा 
बडीलवर्गहे माझा . साक्षी आहे; त्यांजपासून बंधु- 
जनांस पत्रें घेऊन दिमिष्कास चाललो होतो. यासाठीं 
की जे तेथें होते त्यांसहि बांधून यरुदालेमांत शासन 


करावयास आणावे. ६ मग असें झाळे कौ जातां जातां । २ 


मी दिमिष्काजवळ पोहचलो तेव्हां समारे दुपारच्या 
वेळेस आकाशांतून मोठा प्रकाश माझ्याभोवती एकाएकीं 


चमकला. . ७ तेव्हां मी. भूमीवर पडलो, आणि झोला, . 


शौला, माझा छळ कां करितोस, अश्ची वाणी मजबरोबर 


बोलतांना मीं ऐकली. ८ मीं'विचारिलें, प्रभुजी, तूं कोण 
आहेस? त्यानें मला म्हटळें, ज्या नासोरी येद्वचा छळ 
तू. करितोस तोच मी आहे. ९ तेव्हां माझ्याबरोबर जे 


'होते त्यांनीं प्रकाश पाहिला: खरा, परंतु मजबरोबर 


'बौलणाऱ्यांची वाणी त्यांनीं ऐकली नाहीं. १० मंग मी 


"म्हणालो, प्रभुजी, मीं काय करावें १ प्रभूने मला म्हटलें 


उटून दिमिष्कांत जा; मग तू जें जे करावें म्हणून ठर 
विण्यांत आळे आहे तें ' सवे तुला तेथे सांगितलें 
जाईल. ११ त्या प्रकाशाच्या तेजामुळें मला दिसेनासें झालें 
म्हणून माझ्या सोबत्यांनी माझा हात धरून मला 
दिमिष्कांत . नेलें. १२ मग हनन्या नाग्रें कोणीएक 
मनुष्य होता, तो नियमशास्राप्रमाणें धार्मिक आणि तेथें 
राहणाऱ्या सवे यहूद्यांकूडून नांवलौकिक मिळविलेला 
'असा होता; १३ त्यानें मजकडे येऊन जबळ उभें राहून 
"मला म्हटलें, शोळ भाऊ, वर पाहा. तत्क्षणींच मीं त्याज 
'कंडे वर पाहिलें. १४ मगे तो म्हणाला, आपल्या पूर्वजांच्या 
देवाने तुजसंबंधाने ठरविलें आहे कीं तूं त्याची इच्छा 
काय आहे हें समजून घ्यांवें, .त्या धार्मिक पुरुषाळा 
पाहावें व त्याच्या तोंडची वाणी ऐकाबी; १५ कारण 
जें तूं पाहिळें व ऐकलें त्याविषयी तू सवे. मनुष्यांपुढें त्याचा 
साक्षी होशील. १३ तर आतां उशीर कां. करितोस १ 
ऊठ, त्याच्या नामाने घांवा करून बासिस्मा घे, आणि 
आपल्या पातकांचें क्षालन कर. १७ मग असं झाळें 
कीं मी यरुशलेंमास माघारे आल्यावर मंदिरांत प्रार्थना 
करीत असतां. माझे. देहभान सुटले. १८ तेव्हां मी 
त्यांला पाहिलें; तो मलां बोलला : त्वरा कर, यरुदालेमांतून 
लवकर निघून जा; कारण मजविषयीं तू दिठेंली  सांद्व 
से मान्य. करणार नोहीत. १९ तेव्हा मी म्हॅगारळो, अनो. 
त्यांस ठाऊक आहे. कीं 'तुजवर विश्वास ठेबणाऱ्यांस 


१ 






स्वतः जवळ उभा ' असुन मान्यता दशविठी आणि 

त्याचा धात करणार्‍यांची. दक्लें राखीत होती. २१ तेव्हां 

त्याने मळा. सांगितलें, जां, मी तुला विवेक्षी लोकांकडे 
पॉटंवितो. 


द्र 


१९३ 


अ०-२९६२२-२३१५१५ 


रोमी नागरिक म्हणून असलेला पोलाचा हक 
_ २२.या वाक्‍यापर्यंत लोकांनीं. त्याचें ऐकले; मग. ते 
आरोळी. मारून बोलले, अशाची वाट, लावून याला जगां- 
तून. काढा; हा वांचावयास . योग्य . नाही. २३ ते 
ओरडत .ब॒ आपलीं वक्षे अंगावरून काढून टाकून 
भक्मादयांत धूळ, उघळीत असतां, २४ सरदाराने. असा 





हुकूम केळा कीं त्याला गढींत. आणावे; ते त्याजवर इतके 


कां ओरडले हें समजावें म्हणून त्यानें चाबकाखालीं. त्याची 
चौकल्षी करण्यास सांगितलें. २५ मग त्यांनीं त्याला 
बाद्यांनीं ताणिठें, तेव्हा जबळ उभा असलेल्या जमादाराला 
पौळानें म्हटळें, रोमी मनुष्याळा, व. तश्ञांत ज्याला अन्यायी 


' ठरविलें नाहीं अशाला, फटके मारणें तुम्हांला कायदेशीर . 


आहे. काय? २६ हें ऐकून जमादाराने सरदाराजवळ 


जाऊन म्हटळे, आपण हें काय करीत आहां १ तो साणूस 


रोमी आहे. २७ तेव्हां सरदार. त्याच्याजवळ, य्रेऊन 
म्हणाळा, तू. रोमी. आहेस काय मला सांग. त्यानें म्हटलें 
होय. २८ सरदाराने उत्तर केळे, मीं हा नागरिकपणाचा 
हृक फार मोठानें बिकत घेतला आहे. पोलानें म्हटलें, मी 
तर अन्मत:य रौमी आहे. २९ यावरून त्याची जे चोकशी 
करणार होते. ते तात्काळ त्याजपासून गेले. शिवाय हा 
सेमी आहे. असें. सरदाराला कळलें तेव्हां त्यालाहि. भीति 
बाटली; कारण त्यार्ने त्याला जखडबिठें होतें. 

सम्ऐद्रिन सभेपुढे पौलाने केलेलें आत्मसमर्थन 
, ३० यहुदी लोकानी त्याजवर जो आरोप आगिला तो 
काय आटे हें निक्रितपणें कळावे. असें सरदाराच्या मनांत 
होते, म्हणून . डुसऱ्या दिवशी त्यानें त्याला मोकळें केलें 
आणि मुख्य याजक व. .अबघी. धर्मसभा. यांस . एकत्र 
कमाने करून पौलाला खालीं आणून त्यांजपुढे 


4 मग :पोल.. धर्मसभेकडें स्थिर. दृष्टि करून 
य्र्‌ म्हणाला, बेघुजनहो, मी आजपर्यंत देवाबरोबर पूर्ण 
सड्रागेंकहन प्रजाधमोर्ने. क्‍्तलो. २ तेव्हां प्रमुख 


प्रेषितांची कृत्ये. 





नियमशात्राप्रमार्गे: माझा-न्याय करावयाला. बसला असतां 
नियमदास्राविरूदध मला मारण्याची आज्ञा देतोस. काय ६ 
४ तेव्हां जवळ उभे राहणारे म्हणाले, देवाच्या प्रमुख 
य़ाजकाची तूं -निंदा करितोस काय £ '५ पोलाने म्हटले, 
बंघुजनहो, हा प्रमुख याजक आहे हें मठा ठाऊक नव्हतें; 
तूं... आपल्या लोकांच्या अधिकार्‍याविरुद्ध वाईट बोलू 
नको *“ असें लिहिलें आहे... ६ तेव्हां त्यांच्यामध्ये एक 
भाग सदूकी व :एक भाग परूशी आहे, असें ताहून पौल 
धघर्मसभेमध्यें मोठ्याने म्हणाला, बंधुजनहो, मी पररूशी 
व पश्ट्यांचा पुत्र आहे; आमची आशा व गेलेल्यांचें पुन: 
उठणे यांसंबंधाने माझी चौकल्ली होत आहे. 53 तो हें 
बोलत आहे तोंच परूक्षी व सदूकी यांचा कलह होऊन 
लोकसभेत फूट पडली. ८ कारण पुनः उठणें होत नाहीं 
आणि देवदूत व आत्माहि नाहीं, असें सदूकी म्हणतात; 
परूश्ी तर ह्या दोन्ही गोष्टी मान्य करितात. ९ तेव्हां 
मोठा गलबला झाला; आणि जे शाक्षी परूट्यांच्या पक्षाचे 
होते. त्यांच्यांतून कांहीं. उठून भांडत म्हणाले, या मनु- 
घ्याच्या ठायी. आम्हांस कांहीं वाहेट दिसत नाहीं; जर 
आत्मा किंवा देवदूत त्याजबरोबर बोलला असला तर मग 
कर्से १ १० असा त्यांचा मोठा कलह्द चालला असतां ते 
पौलाला , फाडून टाकतील असें. भय बाटून सरदाराने 
शिपायांस. हुकूम केला कीं खालीं जाऊन त्याला त्यांजमधून 
सोडवूम गढींत आणावें 

११ त्याच रात्रीं प्रभु त्याजपुढें उभा राहून म्हणाला, 
धीर धर; जक्षी तूं यरठालेमांत. मजविषयींची साक्ष दिली 
तशी रोम येथेंहि तुला द्यावी लागेल. ी 

पोलाच्याविरूदध यहुद्यांया कर 

१९ मग दिवस उगवल्यावर, कित्येक यहूदी कट करून 
स्वत:स शपथेनें बद्ध करून घेऊन म्हणाले, आपण पोलाचा 
जीव घेईपर्यत खाणारपिणार नाहीं. १३ हा कट करणारे 
इसम चाळिसांहून अधिक होते. १४ ते मुख्य याजक व 
बडीलमंडळ यांजकडे येऊन म्हणाले, पौलाचा. जीव घेई 


याजक हुनन्या. याने त्याच्याजवळ उभे राहणार्‍्यांस त्याच्या । पर्यंत. आम्ही अन्नाला श्विवणार नाहीं, अशा कढकडीत 


तोंशंत मारण्याची आधा. फेली. ३ तेव्हां पोल त्याला 


गणाला, हे चुना लावलेल्या भिंती, तुला देव..मारील, तू 


शपथेनें आम्दीं आपणांस.बद्ध करून थेतलें आहे. १५ तर 
आतां त्याजविषयीं. आणखी कांहीं बारकाडेनें विचारपूस 


१६ 


प्रेषितांची. कृत्यें 


अ० २३:१५-२४७४५ 





करावयाची आहे, या निमित्ताने त्याला आपणाकडे आणावें 
असें तुम्हीं समेसहित सरदाराला समजवावे; म्हणजे तो 
जवळ आला म॑ आला तोंच त्याचा जीव घेण्णस आम्ही 
तयार: आहों. १६ ते दबा धरून बसल्याचे पौलाच्या 


भावाने -ऐकळे, आणि गढीत जाऊन त्यानें पौलाला तें 
सांगितलें.. १७ तेव्हां पौलाने एका जमादाराला बोलावून 
म्हटें, या: तसगारा सरदाराकडे घेऊन जावें; याला त्यास : 
कांहीं सांगावयाचे आहे. १८ तेव्हां त्यानें त्याला सरदास- 


कडे. नेऊन टले, बंदिवान पौल यानें मला बोलावून 
विनंति केली कीं या तरुणाला आपणाकडे आणावे, त्याला 
आपणाबरोबर कांहीं बोलावयाचे आहे. .१५ तेव्हां सरदाराने 
त्याचा हात. भरून त्याला एकीकडे नेऊन विचारिळे, मला 
सांगावयाचें. आहे तें काय£ २० तो म्हणाला, यहूद्यांनीं 
असा एकोपा केला आहे कीं पौलाविषयी आणखी कांहीं 
बारकाईनें बिखारपूस करावयाच्या निमित्ताने त्याला उद्यां 
खालीं सभेमध्ये आणावे, अशी आपणाकडे विनंति करावी. 
२१ तर आपण त्यांचें ऐकूं नये; कारण त्यांच्यापक्रीं चाळि- 
सांडून अधिक माणसें त्याच्यासाठी दबा धरून बसलीं आहेत; 
त्यांनीं शपथ घेतली आहे. कीं त्याला जिवें मारीपर्यंत आपण 
खाणारपिणार नाही; आणि आतां. ते. तयार होऊन 
आपली. कबुली . मिळण्याची बाट पाहत आहेत. २२ 
तेव्हां तू॑ हे. मला कळविलें हें . कोणाला सांगू नको, 


असें. सरदाराने त्या तरुणाला बजावून सांगून. त्याला | 


निरोप दिला. 
कैसरीया येथे पौलाला पाठवितात 

'२३ मग त्याने दोघां जमादारांस॑ बोलावून सांगि- 
तलें, 'केसरीया एथे जावयाला दोनशे शिपाई, सत्तर 
स्वार व दोनशें भालेकरी असे प्रहर रात्रीस तयार 
क्ररून ठेवा; २४ आणि पोलाला बसवून फेलिक्स 
सुभेदाराकडे संभाळून नेण्याकरितां पाठाळें मिळवा. २५ 
शिवाय त्यानें अशा मजकुराचें पत्र लिहिलें: - 

२६ नामदार फेलिक्स सुभेदार यांस छोंद्य लसिया 
याचा सलाम. २७ ह्या मनुष्यास यहुद्यांनीं -धरिळें 
होतें. आणि त्माचा घात त्यांजकडून होणार होता 





घेऊन जाऊन त्याला सोडविले; २८ आणि यांजवर 
आरोप आणल्याचे काय. कारण - होतें हे समजून 
घेण्याच्या इच्छेने त्याला त्यांच्या थर्मसभेंत.. खालीं -नेळें; 
२९ तेव्हां त्यांच्या नियमद्याक्ञांतील वावग्रस्त गोटी 
संबंधीं त्याजवर कांही. ठपका. . आणिला. होता," ' परंतु 
मरणाची किंवा बंघनांची शिक्षा . देण्याजोगा असा 
त्याजवर आरोप नव्हता,.. असें दिसून :आळें. ३० या 
माणसाविरुद्द कट होणार आहे. अज्ली. मला. खबर 
लागतांच. मीं त्याला. आपल्याकडे पाठविलें . आहे, 
वाद्यांसहि आपल्यासमोर खटला चालविण्यास सांगितलें 
आहे. [ सुखरूप असावें. ]. 

३१ शिपायांनी हुकुमाप्रमाणे पौळाला रात्रीस अंति- 
पत्रिसास नेलें; ३२ आणि दुसऱ्या दिवशीं 'त्याजबरो- 
बर जाण्यास स्वार ठेवून ते गढींत परत आले. ३३ 
स्वारांनी केसरीयांत जाऊन सुभेदाराला पत्र देऊन 
पौलालाहि त्याजघुढें उभें केलें. ३४ त्यानें पत्र वाचून 
विचारलें, हा कोणत्या प्रांताचा आहे £ तो किलिकि- 
याचा . आहे असें समजल्यावर, ३५ त्यानें म्हटलें, तुझे 
बादी. आले म्हणजे. मी तुझं . ऐकेन; आणि त्यानें त्याला 
हेरोदाच्या वाच्यांत्‌: ठेवावें. असा. हुकूम सोडिला. 

- फेलिक्स रुभेदारासमोर पौलाची चौकशी 
१ १ पांच दिवसांनंतर प्रमुख याजक हनन्या 
९ कांही बडील्मंडळ आणि तितुळ नामें कोणी- 

'एक वकील . यांस घेऊन. खालीं आला; आणि 
त्यांनीं सुभेदाराला पौलाबिरुद्ध : मजकूर कळविला. 
त्याला बोलविल्यावर तितुल्ठ त्याजवर दोषारोप -'कंरूं 
लागला, तो येणेंप्रमाणें 

नामदार फेलिक्स महाराज, आपल्यामुळे आम्हांस 
फार स्वस्थता मिळाली आहे, आणि आपल्या दूरदर्शी- 
पणानें या राष्ट्रांत सुधारणा होत आहे; ३ यास्तव 
तिचा आम्ही पूर्ण कृतज्ञतेने, सवे प्रकारें व संत्र 
आदर करितो.. ४ तरी आपला अधिक खोळंबा करूं 
नये म्हणून विनंति करितो कीं मेहरबानीनें आमचें 
थोडक्यांत ऐकावे. ५ हा माणूस केवळ पीडा असा 


इतक्यांत हा. रोमी आहे, असें कळल्यांवरून मीं शिपाई । आम्हांस आढेळला आहे, आणि जबगांतल्या सवे यहूदी 
१६५ . 


यग २४०५-५५: 


प्रेषितांची कृत्ये 





लोकांत बंड . उठविणारा असून 
पंथःचा पुढारी आहे; ६ ह्यानें मंदिरहि विटाळविण्याचा 


प्रयत्न, केला; त्याला आम्हीं धरिले; (व आमच्या 


नियमरास्राप्रमाणें याचा न्याय ठरविण्यास पाहत होतों; 
७ पण लुसिया सरदाराने येऊन, मोठ्य़ा जबरदस्तीने 
याला आमच्या हातांतून काढून नेलें; ८ आणि' याच्या 
वाद्यांस आपणाकडे येण्याची आज्ञा केली; ) योची 
आपण चौकशी: कराल तर ज्या गोष्टींचा दोषारोप 
ओऑम्ही त्याजवर करितो; त्या सर्वाविषयीं त्याजकडूनच 
आपणांला .संमंजेंल, ९ 'तेव्हां या गोष्टी अश्याच आहेत, 
असें बोळून यहृद्यांनींहि पुष्टीकरण दिलें. . 

१०८मेंगं सुभेदाराने बोलण्यास खुणाविल्यावर पौलाने 

आपण बहुत वर्षे या लोकांचे न्यायाधीश आहां 
हे. मला ठाऊक आहे, म्हणून मी आपल्या गोष्टी- 
विषयीं संतोषानें प्रत्युत्तर देतो. ११ आपणास सहज 


समजेल की मळा यरुालेमांत. भजन करावयास जाऊन | 


अजून- बारांपेक्षां अधिक दिवस झाले नाहींत; १२ 
"आणि . मंदिरांत, संभासत्थानांत. किंवा नगरांत कोणाबरो- 
बर वादविवाद करितांना किंवा लोकांत बंडाळी माज- 
वितांना मी त्यांस आढळलों -नाही. १२ :ज्या गोष्टींचा 
दोषारोप..ले मजवर . आतां करीत. आहेत, त्यांची 
आपणापुढे त्यांस झाबिती करितां येत. नाहीं. १४ 


तरी इतके आपणाजवळ कबूल कारितों कॉ ज्या | 


मागोला ते विपथ म्हणतात. त्या मागाप्रमाणे जें जें 
नियमद्याक्लानुसार आहे व जें जें संदिष्टलेखांत आहे 


त्या सर्वावर विश्वास ठेवून मी. आमच्या पू्वेजांच्या ( 


देवाची सेवा करितों; १५ आणि धार्मिकांचें व अधा- 
मिंकांचेंहि पुनः उठणें होईल, अक्षी जी. ते आशा 


धरितात तीच आश्या मी देवाकडे पाहून धरितो. १६ ! 


यामुळें देवासंबंधानें व मनुष्यासंबंधाने माझे मन 
सतत शुद्ध राखण्याचा मी यत्न कारितो. १७ मी 
पुष्कळ वर्षांनीं आपल्या लोकांत दानधर्म करावयासं- व 
अर्पणे वाहयवयास. आलो; १८ हीं करीत असतां मी 
ब्रतस्थ असा मंदिरांत आढळलों, माझ्याबरोबर लोकांचा 


नासोरी लोकांच्या । 





घोळका नव्हता, अगर दंगल होत नव्हता; तरी. तेथें 
आसियाचे कित्येक यहूदी होते; १९ त्यांचें माझ्या- 
विरुद्ध कांहीं होतें तर त्यांनीं आपणापुढे येऊन मजवर 
दोषारोप करावयाचा असता; २० किंवा यांनीं तरी सांगावें 
कॉ मी धर्मसभेपुढें उभा राहिलों असतां माझा कोणता 
अपराध यांस दिसून आला. २१ यांच्यामध्यें उभें 
राहून, मेलेल्यांच्या पुनः 'उठण्याविषयी माझा न्याय 
आज तुझांपुढें होत आहे, हे शब्द मी मोठ्यानं 
बोललो; हा माझा उद्गार अपराध असला तर असेल. 
खटल्याचे काम तहकूब करतो 
२२ फेलिक्साला त्या मागोची चांगली माहिती असल्या - 
मुळें त्यानं खटला तहकूब करून म्हटलें, लसिया सरदार 
येईल तेव्हां तुमच्या प्रकरणाचा निकाल. करीन; २३ 
आणि त्यानं जमादाराला हुकूम केला कीं याजवर रख- 
वाली ठेवावी; तरी याला मोकळीक असावी; आणि 
याच्या स्वकोयांस याची सेवा करण्याविषयीं मनाई नसावी. 
२४ मग कांहीं दिवसांनंतर फेलिक्स आपली यहूदीण 
बायको दुसिल्ला इच्यासहित आला, ब त्यानें पौलाला 
बोलावून ख्रिस्त येशंबरीलळ विश्वासाविषयी त्याजपासून 
ऐकून घेतलें. २५ तेव्हां. धार्मिकता, इंद्रियदमन व भावी 
न्याय यांविषयी तो भाषण करीत असतां, फेलिक्सानें 
भय़भीत होऊन म्हटलें, आतां तूं जा; संधि सांपडली 
म्हणजे तुला वोलावीन. २६ आणखी आपणास पौलाकडहून 
द्रव्य मिळेल अशी आशाहि त्यानें धरिली. याल्तव त्याला 
पुनः पुनः बोलावून आणून तो त्याच्याबरोबर संभाषण 
करीत असे. २५ पुढें दोन वर्षानंतर फेलिक्साच्या जागेवर 
पुर्क्य फेस्त हा आला; तेव्हां यहूद्यांची मर्जी संपादण्याच्या . 
इच्छेने फेलिक्स पोलाला-कैदेंतच ठेवून गेला. 
फेस्तासमोर पोलाची चोकशी. 
१ मग फेस्त सुभ्यांत येऊन तीन दिवसांनीं 
२५ कैसरीयाहून यरुशलेमास वर गेला. २ तेव्हां 
प्रमुख याजक व यहूद्यांतील मुख्य पुरुष यांनीं 

त्याजकडे पौलावर फियोद केली; ३ आणि, मेहरबानी 
करून त्याला यर्दालेमांत बोलावून ध्यावे, अद्ची त्याकडे 
विनंति केली; ते वाटेंत त्याचा धात करण्याकरितां दबा 


५६६६ 


प्रेषितांची कृत्ये 


अ०:२५४३-२७ 





घरण्याच्या व्यवस्थेत होते. ४. फेस्ताने उत्तर दिलें, पौळ 


केसरीयांत कैदेंत आहे, मी स्वतः तिकडे. लवकरच. जाणार 
भहें; ५. म्हृणून त्या मनुष्याचा कांहीं अपराध असला तर 
_ तुम्हांतील प्रमुखांनी .माझ्याबरोबर येऊन त्याजवर आरोप 
ठेवावा. 
:. ६ सग तो. त्यांजमध्यें झाठदह्ा दिवस राहून कैसरी- 
- यास. खाली: गोला; आणि दुसर्‍या दिवशीं न्यायासनावर 
असल्यावर त्यानें पौलाला आणावयाचा हुकूम केला. ७ तो 
आल्यावर यरुशलेमाहून आलेले यहूदी यांनीं त्याच्या- 
सभोवतें उभे. राहून ज्यांचा पुरावा त्यांच्यानं करवेना असे 
पुष्कळ व भयंकर आरोप त्याजवर ठेविले; ८ पोलानें 
प्रत्युत्तर केलें कीं मीं यहूद्यांच्या .नियमशात्राचा, मंदिराचा 
किंवा कैसराचा कांहीं अपराध केला नाहीं. ९ तेव्हां 
यहूद्यांची मर्जी संपादावी अश्या इच्छेने फेस्त पोलाला 
म्हणाला, यरुशलेमास जाऊन तेथें माझ्यापुढे. या गोष्टीं- 
विषयीं तुझा न्याय व्हावा अशी तुझी इच्छा आहे काय? 
१० तेव्हां पौलाने म्हटलें, कैसराच्या न्यायासनापुढें मी 
उभा आहें, एर्थेच माझा न्यांय व्हावा; मीं यहूद्यांचा 
कांहीं अन्याय केला नाहीं, हें आपणहि चांगळें ओळखतां. 
११ मीं अन्याय केला असला किंवा मरणास योग्य असें 
कांही केळें असलें तर मी मरावयास अमान्य नाहीं; परंतु 
ते मजवर जे आरोप आणितात, त्यांत जर एकहि खरा 
ठरत नाहीं, तर त्यांच्या स्वाधीन मला करण्याचा कोणाला 
अधिकार नाहीं; मी केसराजवळ न्याय मागतो. १२ तेव्हां 
केस्तार्ने सभेची मसलत घेऊन उत्तर दिलें, केसराजवळ 
न्याय मागितला आहेस, तर तूं कैसरापुढें जाशील. 
अश्निप्पा ब बर्णाका 
१३ मग कांहीं दिवस झाल्यावर अभ्निप्पा राजा व 
बणींका हीं कैसरीयास येऊन फेस्ताला भेटलीं. १४ तेथें 
तीं पुष्कळ दिवस राहिलीं; तेव्हां फेस्ताने राजापुढें पौलाचें 
प्रकरण काढून म्हटलें, फेलिक्सानें बंदींत ठेविलेला असा 
एक मनुष्य एथे आहे; १५ मी यरुशलेमास गेलों तेव्हां 
त्याजवर यहूद्यांच्या मुख्य याजकांनीं व. वडील मंडळींनी 
फिर्याद करून त्याजविरुद्ध ठराव व्हावा म्हणून विनंति केली. 
3३ त्यांस मीं उत्तर दिळें कीं आरोपी व वादी हे समोरा- 


| येऊन, आरोपाविषयीं. प्रत्युत्तर. देण्याचा.:आरोपीला 


प्रसंग मिळण्यापूर्वी कोणत्याहि. माणसाला दंडाकॉरेतां -सोपून 
द्यावें अश्ी रोमी लोकांची.. रीत नाहीं... १७ यास्तव ते 
येथें आल्यावर कांहीं उद्नीर. न करितां, दुसऱ्या दिवशीं 


 'न्यायासनावर बसून मीं त्या मनुष्याला. आणावयाचा हुकूम 


केला. १८ वादी उभे असतां ज्या वाइट गोष्टींचा त्याज- 
विषयीं माझ्या मनांत संदाय आला होता. त्यांचा आरोप 
त्यांनीं त्याजवर ठेविला नाहीं; १९ केवळ त्यांच्या धमो- 
विषयीं व जो जीवंत आहे म्हणून. पौल. म्हणतो असा 
कोणी. मरत झालेला येशू याजविषयीं ह्याचा ब त्यांचा 
वाद होता. २० तेव्हां ह्याची चोकशी कशी चालवावी हें 
मला सुचेनासें झाल्यामुळें मीं त्याला विचारिळें, यरुशलेमास 
जाऊन तेथें.या गोष्टीविषयी तुझा न्याय व्हावा अशी 
तुझी इच्छा-आाहे. काय १ २१ तेव्हां बादशहाच्या निकाला- 
साठीं मला ठेवावें. अशी पोलानें मागणी केल्यावरून मीं 
हुकूम केला कीं याला कैसराकडे पाठवीपर्यंत कैदेंत ठेवावें. 
२२ अग्निप्पा फेस्ताला म्हणाला, त्या माणसाचे ऐकावें 
अर्से माझ्याहि मनांत आहे. त्यानें उत्तर दिलें, उद्या त्याचें. 
ऐकावयास आपल्याला मिळेल... : 

२३ दुसऱ्या दिवशीं अग्निष्पा व बर्णीका हीं मोठ्या 
थाटाने येऊन सरदार. व॑ नगरातील मुख्य लोक यांच्या- 
सद्धा दरबारांत गेलीं, आणि फेस्तानें हुकूम दिल्यावर 
पौळाला तेथें आणिलें. २४ तेव्हां फेस्त म्हणाला, अभिप्पा 
महाराज, व 'आम्हांबरोबर असणारे सवे जनहो; या माण- 
साल! तुम्ही पाहतां ना ? ह्यानें ह्यापुढे जीवंत राहूं 
नये असें ओरडत यहूद्यांच्या सवे समुदायाने 
यरुदळेमास व एथेहि मला अज केला; २५ परंतु 
त्यानें मरणास योग्य असें कांहीं केलें नाही असें मला 
समजलें, आणि त्यानें स्वतः बादशहाजवळ न्याय 
मागितला, म्हणून त्याला पाठवावयाचा मीं निश्चय केला. 
२६ याविषयीं मीं आपल्या. स्वामीला काय लिहावें असें. 


कांहीं निश्चित नाहीं,... म्हणून तुमच्यापुढे व विदोषेंकरून 


अग्निप्पा - महाराज, आपणापुढे  याळा आणिलें आहे; या- 
साठीं. दी चौकशी झाली म्हणजे मला :कांहीं तरी 
लिहावयास सांपडेल, २७ बंदिवानास पाठवितांना त्याज- 


१६७ 


प्रेषितोर्ची कल्ले 





गअ० २५*२९७-२६:२६ 
वरील दोषारोम ने कळविणें हें मळा ठीक दिसत नाहीं... 

: १ मग अप्रिप्पानें पौलाला म्हटलें 
श्‌ स्वतःच्या तर्फे बोलावयास परवानगी आहे. तेव्हां 

पौलोने हात पुढे कशन प्रत्युत्तर केलें: . 

३. अभिण्पा महाराज,  यहूद्यांच्या चालीरिती, 
त्यांच्या वादविषंयक बाषी व धर्मविचार ह्यांत आपण 
विशेष जाणते आहा, आणि आपणापुढे, यहूदी ज्या- 
विषयी मजवर दोषारोप ठेवितात त्या सर्वाविषयीं मला 
आज प्रत्युत्तर द्यावयाचें आहे, ग्रावरून मी आपणाला 
भाग्यवान. समजतो; आणि मी आपल्याला विनंति करितों 
कॉ. शॉतपणें . माझें ऐकून घ्या. ४: तरुणपणासून म्हणजें 
अंबदीं पहिल्यापासून माझ्या 'ठोकांत ब यंश्छठेमांत माझें 
वर्तम- कसें होतें तें सर्व यहुद्यांस माहीत आहे. ५ ते 
पहिल्याषासूुन मळा ओळखलात; म्हणून त्यांची मर्जी 
असल्यास ते साक्ष देतील. की आमच्या घमीच्या कढ- 
कडीत. पंथाप्रमाणें मी परूक्षी होतों. ६ आतां* देवाने 
आमच्या पूर्वेजांस जें वचन दिे, त्याची आशा धरल्या- 
बहु माझा न्याय होण्याकरितां मी उभा आहे; ७ तें 
वचन प्रात होण्याची आशा. बाळगून आमचे बारा वंश, 
डेबाची. सेवा रात्रेदिषस एकाग्रतेने करीत आहेत. हे राजा, 
तीय. भाशा बाळगल्याबद्दल मजवर यटदूद्यांनौ आरोप 


ठेबिलाःआहे; '८ जर देव मेछेल्यांस उठवितो तर हे तुंम्ही 


अनिश्वसनीय “का ढत्विता ? ९ मलाहि वाटतं असे कीं 
नांसोरी  येश्यच्या नामाविरुद्ध पुष्कळ कार्य करावें; १० 
आणि तर्से मी. यरुालेमांत केलेंहि; मुख्य याजकांपासून 
अधिकार मिळवून पुष्कळ पवित्र जनांना बंदिशाळांतं 
कोंहून टाकिले, आणि त्यांचा घात करण्यास मी संमति 


: दिली. ११ प्रत्येक सभात्यानांत त्यांस वारंवार शासन 


. करून त्यांस दुभोषण करण्यास लावण्याचा प्रयत्न मी करीत 
असें; त्यांजवर. अतिशय पिसाळून जाऊन बाहेरच्या नगेरां- 
यर्यंत देखील मी त्यांचा पाठलाग करीत असें. १२ माझा 
असा क्रम चालू असतां, मुख्य आजकांच्या अधिकाराने व 
त्यांचा परवाना काढून, मी दिमिष्काकडे चाललो होतों; 
१३ तेव्ह, हे राजा, बाटेबर दोन प्रहरी सुर्याच्या तेजा- 


पेक्षा प्रवर असा आकाशाचा प्रकादा माझ्या व मजबरोबर 
चालणाऱ्या इसमांच्या संभोदती चकांकतांना . मी पाहिला. 


1 । १४-तेव्हां आम्ही सवे भूमीवर पडलो, (इतक्यांत इत्री 


भाषेत मजबरोबर बोलतांना अशी. वाणी. मीं ऐकली की; 


- | शौला, शोला, माझा छळ कां करितोस ? पराणीवर लाथ 


मारणे हे तुला कठीणे. १७ मीं म्हटलें, प्रभो, तूं कोण 
आहेस प्रभु म्दणाला, ज्यां येशूचा त्‌ छळ करितोस तोच 
मी आहे. १६, १७ तर उठून उभा राहा; वू जें मला! 
पाहिलें त्याविषयी, आणि या लोकांपासून व विदेशी लोकां 
पासून तुझें रक्षण करिंतांना तुला जें दहन देईन 


त्याविषयी सेवक व साक्षी नेमावे यासाठीं मीं तुला दर्शन 


दिळें आहे; .१८ त्यांजकडे भी तुला पाठवितो, यासाठीं 
कीं त्यांनीं अंधारांतून उजेडाकडे व सैतानाच्या . अधिकारां- 
तून. देवाकडे वळावें, म्हणून तू त्यांचे डोळे उघडावे, 
आणि त्यांना पापांची क्षमा.न्हावी व मजवरल्या विश्वासाने 
पंवित्र झालेल्या लोकांमध्यें वतन सिळावि. १९ यास्तव 
हे .राजा अभ्निप्पा, मीं तो स्वर्गीय दृष्टांत अवमानिला 
नाहीं; २० तर पहिल्याने दिसिष्कांत व यरुडालेमांत, 
अबघ्या- यहुदीया देशांत व विदेशी लोकांत उपदेश केला 


.कीं पश्चात्ताप करा, आणि पश्चात्तापास शोभतील अशीं क्रमे 
. करून देवाकडे वळा. २१ या कारणामुळें यद्ठूदी मला 
मंदिरांत धरून वधावयाला पाहत होते. २२ तथापि देवा- 


पासून साहाय्य प्राप्त झाल्यामुळें मी लहानमोठ्यांस आज- 
पर्यंत साक्ष देत राहिलो आहें; आणि ज्या गोष्टी होणार 
आहेंत म्हणून संदेष्टयांनीं व मोशानें सांगितले त्यांखेरीज 
मीं दुसरें कांहीं सांगितलें नाहीं; २२ त्या अशा कीं ख्रिस्ताने 
दुःख सोसणारें असावे आणि मेलेल्यांतून उठणारांपॅकीं 
पहिले असून त्याने आमच्या लोकांस व विदेशी लोकांस 
प्रकाश प्रकट करावा. 

२४ याज़माणें तो प्रत्युत्तर करीत असतां, फेस्त 
मोग्यानें बोला, पौला, तूं वेडा आहेस; विद्येचें अध्ययन 
फार झाल्यामुळें तुझें डोकें फिरू लागळें आहे. २५ पौल 
म्हणाला, फेस्त महाराज, मी नेडा नाहीं; खरेपणाच्या व 
सज्षपणाच्या गोटी बोलतो. २६ या गोष्टी महाराजांना 
ठाऊक आहेत; आपणासमोर मी प्रशस्तपर्णे बोलतो; 


१६८ 


प्रेषितांची कृत्यें 


अ० २९५-२६-२७१ ९ 





याते ऑपणोपासून कांडी गुप्त राहिठें नाहीं अशी माझी. | 


खातरी आहे; कां तर हें कोनाकोपऱ्यात घडलेले नाहीं. 
२७ हे राजा अम्िप्पा, संदेष्यांवर आपला विश्वास आहे 
नो १-विश्वास अहि, हें. मला ठाऊक आहें. २८ तेव्हां 
अग्निप्पानें पौलाला म्हटलें, मी लिस्ती व्हावें म्हणून तूं 
थोडक्यानेंच “माझे मन वळवितोसः २९ पौल म्हणाला, 
थोडके अंगर' फार, कसेंहि असो; पण केवळ आपणच 
नव्हे, तर आज हे जें सर्व माझें ऐकत आहेत त्यांनीं या 
बंधनांशिवाय माझ्यासारिखे व्हावे, अश्शी देवाजवळ माझी 
म्रार्थना आहे. 

३० तेव्हां राजा, सुभेदार, बर्णीका व त्यांजबरोबर 
जे बसले होते ते उठळे ३१ आणि एकीकडे जाऊन 
एकमेकांत म्हणाळे, य़ा. माणसाने. मरणास किंवा 
बंधनास योग्य असें. कांहीं केलें नाहीं. ३२ तेव्हां 
अग्निप्पाने केस्ताला म्हटलें, जर या. माणसाने कैसरा- 
जवळ न्याय मागितला. नसता तरं याला मोकळें करितां 
आलें असतें. 
पौलाचा रोमपर्यतचा जलप्रवास : क्रेताप्येत 

१ नंतर आम्ही इटालि देश्यास तारवांतून 

२७ जावें असें ठरल्यावर, पौलाला व दुसऱ्या 
कित्येक बंदिवानांस बादशाही पलटणाचा युल्य 
नांवाचा जमादार याच्या स्वाधीन करण्यांत आलें. २ 
तेव्हां आम्ही, आसियाच्या किनाऱ्यावरील बंदरे कर- 
णाऱ्या अद्रमुत्तीय नगरच्या एका तारवांत बसून 
निघार्लो; तेव्हां मासेदोनियांतील थेस्सलनीकाचा अरि- 
स्ताखे हा एक इसम आमच्याबरोबर होता. ३ दुसऱ्या 
दिवशीं आम्ही सीदोनास पोहचलो, तेव्हां यूल्यानें 
पौंलावरोबर मेहेरबानीनें वागून त्याच्या मित्रांनी त्याचा 
पाहुणचार करावा . म्हणून त्यांजकडे जाण्यास त्याला 
परवानर्गा दिली. ४ मग आम्ही तेथून निघाल्यावर 
वारा समोरचा असल्यामुळें कुप्राच्या किनाऱ्यावरून 
गेलो. ५ नंतर किलिकिया व पंफुल्या यांच्यासमो- 
रच्या समुद्रावरून जाऊन आम्ही लटक्या प्रांतांतील 
मुर्या बंदरास पोहचलो. ६ तेथें इटालीस जाणारे 
असें एक आलिक्सांद्रियाचें तारू जमादाराला मिळाळें 


अशी सूचना दिली कीं. 


त्यावर त्यानें आम्हांस चढविले. ७ मग - पुष्कळ दिवस 
हळूहळू जातां जातां मोठ्या कष्टाने कनिदासमोर 
आल्यावर वारा पुढें जाऊं देडेना, म्हणूनं आम्ही 
क्रेतावर्न सलसोनासमोर गेलों; ८ मंग आम्ही मोठ्या 
कष्टाने त्याच्या काठाकाठाने सुंदर नांवाच्या अंदरीं 


आलों; त्याजवळ लसया नगर होतें 


____ मिलितापर्येत:: तुफान व-नोकाभंग ._ 
९ तेव्हां फार दिवसं. झाल्यामुळें आणि तितक्‍यांत 
उपासाचे दिवसहि होऊन गेल्यामुळें त्या वेळेस समुद्रा- 
वरून जाणें संकटाचे होतें, म्हणून पोलानें त्यास 
१० अहो ग्हस्थांनो, ह्या 
जेलप्रवासांत केवळ मांलाचें आणि तारवाचें नव्हे, तर 
आपल्या प्राणांचेहि नुकसांन व मोठी हानि होईल असें 
मलां* दिसते. . ११ तथापि ' जमादाराने पौठाच्या 
सूचनेपेक्षां तांडेल व. तारवांचा घनी यांजकडे अधिक 
लक्ष दिलें. १२ तें बंदर हिंवाळ्यांत . राहावयांला 
सोईचें नव्हतें म्हणून बहुतेकांनी मसलत दिली कीं 
तेथून निघावे, आणि' साधेल तर क्रेतांतील फैनिके 
बंदरांत जाऊन तेथें" हिंवाळा धांल॑वावा; हें नेकररत्या- 
भिमुख व वायव्याभिमृगत ' आहे. १२ मग दक्षिण 
वारा मंद वोहत असल्यामुळें आपला वेत सिद्धीस 
गेलाच असें समजून, ते तेथून नांगर उथळूम काठा? 
काठाने क्रेताच्या बाजूनें गेले; १४ परंतु थोड्या 
वेळानंतर युरकुलोन नांवाचा तुफानी वारा तिकडढूने 
सुटला; १५ त्यांत. तारू सांपडून वार्‍याच्या तोंडी 
ठरेना, म्हणून आम्ही त्याच्या स्वाधीन होऊन वाहबत 
चाललो. १६ मग कोदा नांवाच्या एका लहान बेटा 
वरून जातांना आम्हीं मोठ्या प्रयासाने होडी आपल्या 
स्वाधीन करून घेतली; १७ ती वर घेतल्यावर त्यांनीं 
साहित्याची योजना करून तारू खालून आवळून 
बांधिटें; आणि तें ठुर्ती नांवाच्या भाटीवर लागेल असें. 
त्यांस. भय वाटलें म्हणून त्यांनी शीड उतरळें, मगर 
ते तसेच वहावत गेले. १८ तेव्हां वादळाने आमचे 
फार हाल होऊं लागल्यामुळे, ते दुसऱया दिवशीं. भर- 
गत टाकू लागले; १९ आणि तिसर्‍या दिवशीं त्यांनीं 


_ १६१ 


अग २%१५-एदाड 





आपल्या हातांनीं.. .तारवाचें -अवजार ...अकून दिलें. २० 

-मग्र पुष्कळ दिवस. सूर्य. व. तारेहि. दिसले नाहींत, 
: आणि तुफ़ानाचा जोर आम्दांला. फारच भासला, 
स्यामुळें शेवरी आमची तरण्याची आजा अगदीं नाहीज्ली 
झाडी. ।२३.. त्यांस . पुष्कळ दिवस: उपास. पडल्यावर 


पौळ. त्यांजमध्यें उभा राहून .म्हणाळू, ग्हस्यहो; .तुःदीं- 


माझे ऐकावयाचें . ह्येते, ... क्रेताहून.::निघावयाचें नव्हतें 
म्हणजे. हे. हाल व ही. हानि टळली. असती. २२ तर मी 
आर्त. तुद्ठांस सांगलो. की घेर्य धरा; तुम्हांतील कोणा: 

जीवाचा नादा. होणार नाहीं. तारवाचा मात्र 
होईल; २२.,कारण. ज्याचा मी “आहे. व -ज्याची. सेवा. 
मी करितों त्या. देवाचा दूत गेल्या रात्रीं माझ्याजवळ 
उभा. राहून म्हणाला,.. २४ पौला, मिऊं...तको; _ तुला 
केसशपुर्ढे. उभें राहिलें. पाहिजे; आणि पाहा,. तुजबरीबर 
जे -चारवांतूज,. चालळे.. आहेत ते.अवघे देवानें तुळा दिळे 
आहेत. २५ यात्तव ग्रहस्यांनो, पेर्य घरा; माझा-देवाव्रर 
भरवसा, आहे. कीं. जसें मला. त्यानें -कळविटें-तसेच घडेल 
२६. तथापि. आपल्याला एका. बेटावर! पडावे लागेल, 


२७ऱनंतर चौदान्या- रात्रीस.- अद्रिया सुमुद्रंत थाग्दी. 


इकडे, तिकडे. हेळ्कावे खात असतां; मध्यरात्रीच्या. सुमारास. 
खळड्यांनी .अनुमान केलें की.-आपण एखाद्या किनाऱ्या: 
जवळ. येत :आहों;..२< तेव्ह्यं: त्यांनी बुडीद टाकिलें तेव्हां 
वीस : वावे... पाणी भरलें; कांडी: पुढे. जाऊन...पुनः बुडीद 
टांकलें तेव्हां. पेघरा वार्वे,मरलें.. २५ तेव्हां भापण कदाचित: 
खडकाळ जागेवर आपट ..असें. भय . वाटल्यामुळे वरा- 
मात्रून चार. नांगर, सोडून - ते . उत्कंठेने - दिवसाची 
वाट पाहत बसले. २० भग नांगर .नाळीवरूनहि टाकावे 
या निसित्तानें खलाच्ली समुद्रांत होडी सोइून तारवांतून 
पळावयास पाद्त होते; ३१ तेव्हां पौल जमादाराला 
व॒दिपायांला म्दणाळा, हे. तारवांत न राहिळे तर 
तुमचें रक्षण व्हावयाचे नाही. ३२ तेव्हां शिपायांनी 
होडीचे दोर कापून ती पडू दिली. ३३ नंतर दिवसं 
. उगवण्याच्या सुमारास पौल सवोस अन्न खाण्याब्रिषयी विनंति 
करून म्हणाला, . आज. चवदा दिवस . तुमी. वाट, पाहत 
उपाशी राहिला. आहां, कांहीं खाल्ले नाहीं. ३२४ यात्तव मी 





विनंति करितों. कीं अन्न खा; त्याच्याने . तुमचा निभाव 
लागेल; तुम्हांतील कोणाच्या डोक्याच्या केसाचाहि नादा 
होणार नाहीं. ३५ असें म्हणून त्यानें भाकर घेऊन त्या 
सर्वांसमक्ष देवाचे आभार- मानिळे, आणि-ती मोडून तो 
खाळं-छायळा. ३६: मग,त्या. सर्वास धीर. ग्रेऊन त्यांनींदि 


अन्न खाले. ३७ त्या तारतांत.. आम्ही सवे. मिळून दोनशे 


शाहत्तर, जण होतो. २<..जेवून . तृप्त ..झाल्यावर त्यांनीं 
समुद्रांत गहू टाकून देऊन. तारूं हलकें केलें... ३९ दिवस 


' उगबल्याव्रहि ती भूमि कोणती हें त्यांनी ओळखले. नाहीं 
पण एक खाडी व तिचा सपाट किनारा त्यांच्या दृष्टीस 


पडला, आणि साघेल.तर त्यावर तारू लावावे असा त्यांनी 
विचार. केला, ..४० .मग. नांगर कापून टाकून त्यांनीं ते 
समुद्रांत राहूं.दिळे, त्याच. वेळेस सुकाणत्वी बंधने .ढिलीं 
केटी; आणि पुढचे शीड वाऱ्यावर सोडून सपाटीची वाट 
धरिली. ४१. मग्न समुद्रांत वर. आलेल्या जमिनीस तारू 
लायल्यावर त्यांनी तें पुढें घुसविलें; तेव्हां नाळ रुतून गच 


कृ. | बसली, आणि वराम लाटांच्या जोरानें फुटून गेलें. ४२ 

- | तेव्हां कोणी बंदिवात्ञांनी, पोहून पळून जाळं, नये. म्हणून 
: त्यांस मारून टाकावे अशी शिपायांनी मसलत केली, ४३ 
. तथापि. पौलाला वांचवावे अश्या. इच्छेनें त्यांच्या बेतास 


जमादार. आडवा आला; आणि त्यानें हुकूम दिला कीं 
ज्यांस पोहतां येत असेल. त्यांनीं पहिल्यानें उडी टाकून 


' काठास जावें; ४४ आणिं बाकीच्यांनीं. कोणीं फळ्यांवर व 


कोणीं तारवावरील दुसऱ्या कशावर बसून जावें. याभमाणे 

सवे जण काठास सुरक्षित पोहंचळे. 
मिल्लिता येथेंपौळ . . 

4. असें आम्ही निभावल्याबर त्या. नेटाचें नांव 

शर्ट झेडिता आहे असें आम्हांस समजलें. २ तेथील 

बबेर लोकांनीं आम्हांवर विदेष उपकार केले: 

म्हणजे पाऊस व गारठा असल्यासुळें त्यांनीं शेकोटी. पेटवून 

आम्हां सर्वांचा पाहुणचार केला. २ तेव्हां पौलाने. कार- 

क्‍्यांची .मोळी आणून शेकोटीवर घातली, इतक्यांत. 

उष्णता झाल्यामुळें एक साप बाह्देर निघून. त्याच्य़ा हातास 

झोंबून राहिला... ४ तें जिवाणू त्याच्या. हाताला. लटकळेळें 

पाहून, .बबेर लोक एकमेकांस म्हणाले, हया माणूस घातक 


१७०« 


प्रेषितांची-छृ्त्ये: 


अ० २८५४-२६ 





आहे, हा समुद्रांतून वांचला तरी न्यायदेवता त्याला वांचूं देत 
नाहीं. ५त्यार्ने तर तें जिवाणू विस्तवांत झटकून टाकिले आणि 
स्याला कांहीं इजा-झाली..नाहीं. ६ तो सुजेळल .अगर एका- 
एकीं मरून : पंढेल ह्याची. त्यांनी वाट पाहिली; ह्याची 
फार वेळ वाट पाहिल्यावर त्याला कांहीं विकार झाला 
नाहीं, असें पाहून ते आषटें मत बदलून म्हणाले, हा कोणी 
दवेव आहे. 


७ तिकडे पुब्ल्य नामें त्या. बेटाच्य़ा -मुख्य अधि- 
काऱ्याच्या . जमिनी. आसपास होत्या;.. त्याने आमचें 
शागतस्वागत करून तीन .दिवस आदराने पाहुणचार केला. 
८ तेव्हां असें झालें कीं. पुन्ल्याचा बाप तापानें व आंव- 
रक्ताने दुखणाहत पडला होता; त्याजकडे आंत जाऊन 
पौलाने प्रार्थना केली व त्याजवर हात ठेवून त्याला बरें 
केलें. ९ हें झाल्यावर त्या बेटामध्यें ज्या दुसऱ्या लोकांस 
रोग होते तेहि त्याजकडे येऊन बरे झाले. १० तेव्हां 
त्यांनीं आमचा बहुत प्रकारें सन्मान केला; आणि आम्ही 
हाकारून निघालों तेव्हां आमच्या गरजेचे पदार्थ जहाजा- 
चर भरले, 

रोमचा प्रवास पुढें खुरू 

११ - याप्रमाणें तीन महिन्यांनंतर 'आलेक्‍्सांद्रियाचें 
दयस्कुरे या निशाणीचें एक ' तारू हिंवाळा खवालविण्या- 
करितां त्या नेटाजवळ राहिलें होतें त्यांत बसून आम्ही 
निघालो. १२ मग सुराकूस येथें वरवा करून आम्ही तीन 
दिवस राहिलों. १.३ तेथून वळसा घेऊन आम्ही रेगियोनासं 
आलों; आणि एका दिवसानंतर दक्षिण वारा सुटल्यावर 
दुसच्या दिवशीं आम्ही पुत्युलास पोहचलो; १४ तेथें 
आम्हांस बंधुजन भेटले, त्यांनीं आपल्या येथें सात दिवस 
राहावयाची आम्हांस विनंति केली; असे आम्ही*रोम येथें 
आलो. १५ तेथले बंधुजन आम्हांनिषयीं ऐकून अप्पि 
यांची पेठ व तीन उतारशाळा एथपर्यंत आम्हांस सामोरे 
आले; त्यांस पाहून पौलाने देवाचें उपकारस्मरण केलें 
आणि त्याला पैये आलें 

१६ ऑम्ही रोम शहरांत गेल्यावर [ जमादाराने 
बंदिदानांस सेनापतीच्या स्वाधीन केळे, पण ] पौलाला 
त्यावर पाहरा करणाऱ्या श्रिपायाबरोबर निराळें राहण्याची 


परवानगी मिळाली. 


रोममधील यहद्यांच्या पोल भेटी घेतो 

१७ मग असें झालें कीं तीन दिवसांनंतर पोलानें 
यहुद्यांचे जे. मुख्य पुरुष होते त्यांस एकत्र 'बोलाविटें; 
ते एकत्र मिळाल्यावर तो त्यांस म्हणाला, बंधुजनंहो, मीं 
आपल्या लोकांविरुद्ध किंवा पूवेज़ांच्या संप्रदायांविरूद कांहीं 
केलें नसतां मळा . यस्दांळेमांत बंदिवान. .कलून रोमी 
लोकांच्या हातीं. देण्यांत :आले; १८ त्यांनीं ..चोकशी 
केल्यावर मजकडे मरणास योग्य असा कांहीं. दोष 
नसल्यामुळें ते मला सोडण्यास पाहत . होते;. १५परंतु 
यहूद्यांनी विरोध केल्यामुळे कैसराजवळ.. : न्याय 
मागणें मला भाग पडलें; तरी मला आपल्या 
राष्ट्रावर कांहीं दोषारोप करावयाचा होता असें नाहीं. 
२० याकरितां तुमची भेट घेऊन तुम्हांबरोबर भाषण 
करावें म्हणून तुम्हांस बोलाविले; इल्लाएलाच्या आजेसुळें 
मी. या सांखळीने बांधलेला आहें. २१ त्यांनीं त्याला 
म्हटळें कीं आपल्यासंबंधाने यहूदीयाहून आम्हांस कांहीं 
पत्रे आलीं नाहींत, किंवा बंधुजनांतील कोणीं एथें येऊन 
आपणाविषयीं कांहीं प्रतिंकूळ -बातमी आणली नाहीं अगर 
कांहीं सांगितळें नाही; २२ तरी आपंले विचार काय 
आहेत ते आपणापासून. 'ऐकून ध्यावे हें आम्हांला योग्य 
वाटतें; कारण या 'पंथाबिषयीं म्हटळें .तर लोक त्याविरुद्ध 
सर्वत्र बोलतात, हे आम्हांस ठाऊक आहे. 

२३ तेव्हां त्यांनीं एक दिवस नेमस्त कडून त्याला 
सांगितल्याब्रर त्या. दिवशीं पुष्कळ लोक त्याच्या बिऱ्हाडीं 
आलि; त्यांस देवाच्या राज्याविषयीं. 'साक्ष देण्याकरितां 
आगि. येशविषयीं: मोशाच्याः- नियमंशात्रांनेख्म क॑- संदिष्ठ 


लेखांवरून त्यांची खातरी करण्याकरिता तो. संकोळपालूनं. 


संध्यांकाळपर्यंत : त्या विषयाची: फोड 'करींत' होता. रड 
त्यानें जें सांगितलें त्यावर कित्येकांनी . विश्वास 'ठेबिळा वे. 
कित्येकांनी ठेविला नाहीं. .२५. त्यांचे: आपसांत एकमत 
न झाल्यामुळें ते उठून जाळं लांगेळे, तेव्हा पौलानें. त्यांस 
एक वचन सांगितले; पवित्रे आत्मा यशया संदेष्ट्याच्या 
द्वारें तुमच्या - पूर्वेजांबरोबंर बोलला तें . ठीक बोलला; 
ते असें; २६ या लोकांकडे जाऊन सांगा कीं 


१७१ 


अ० २८३२६ -रोमकरांस पत्न १११४ 


अध्य ऐकाल तर खरे, 

- पाहु समजणार नाहीं 

व. प्रहाल तर खरें, 

परँतु तुम्हास दिसणार नाही; . 

२७ कारण-या लोकांचें अंतःकरण जड झालें आहे; 
: ते कानांनी मंद ऐक्रतात; 
आणि आपले डोळे त्यांनी-निंटळे आहेत; 
यासाठी कीं त्यांनीं डोळ्यांनी पाहू नये, 
कानांबीं ऐकूं नये, 

मनाने सम्नंज नये, 

त्यांनी धळूं नये, 











प्रेषितांची इृत्ये-रोमकरांस पत्र 





आणिमोीं त्यांस बरे करूंनये;  . 

२८ म्हणून. तुम्दांस ठाऊक असो कीं हें देवाचें तारण 
विदेशी : लोकांकडे. पाठविलें आहे; आणि ते. ते श्रवण 
करतील. त २९ तो अर्से. बोलल्यावर .यहूदी आपल्या- 
मध्यें फर बिवाद करीत निघाले. ] 

समासि 
__ ३० तो आपल्या भाव्याच्या घरांत पुरी दोन वर्षे 
राहिला, आणि जे त्याजकडे येत असत त्या सर्वाचे तो 
स्वागत करीत असे. ३१ कोणापासून अडथळा न होता 
तो पूर्ण घैयोनें देवाच्या राज्याची घोषणा करीत असे, 
आणि प्रभु येश, लिस्ताविषयींच्या गोष्टी शिकवीत असे. 





पोलाचें रोमकरांस पत्र 


कर ८ 


आशीर्षाद 
१ पवित्र जन होण्याकरितां पाचारण्यांत आलेले 
९ रेम एथीळ देवाचे प्रिय जन, ह्या सर्वांस प्रेषित होण्या- 
करितां बोलविण्यांत . आठेला, देवाच्या सुवातकरितां 
वेगळा केलेला, येश्च. ल्रिस्वाचा दास पोल ह्याजकदून: २ 
आपल्या पुत्राविषयींची ती सुवार्ता देवाने पवित्र शास््रांत 
आपल्या संदेष्ट्यांच्या द्वारें पूर्वी कळविली. होती; ३ देह. 
दृष्टया दावीद वंशाचा, मेलेल्यांच्या उठण्यावरून ४ पवित्रता- 
संपन्न आत्म्याच्या. योगें. पराक्रमाने देवाचा पुत्र ठरलेला, 
असा आपला प्रभु येव ख्रिस्त, ५ त्याच्याद्वारें आम्हांस 
कृपा द: प्रेषितपणा हीं मिळाली; अक्वासाठी कीं त्याच्या 
नामाकरितां सवे राष्ट्रातील लोकांनीं विश्वासाधीन व्हार्वे; 
६.. त्यांच्यापैकी. येश. ख्रिस्ताचे होण्यास निमंत्रित झालेले 
असे तुम्दीटि आहां; ७ त्या तुम्हांस आपला पिता देव व 
प्रभु येर. लिस्त यांजपासून कृपा व शांति असों. 
शेम दाहराला भेंट देण्याचा पौलाचा वेत 
-. ८ तुमचा विश्वास सवे जगांत प्रसिद्ध होत आहे, म्हणून 


आप्रथम तुम्हां सर्वासुळें येश्व, लि्त्ताच्या द्वारें मी आपल्या 
देवाचें उपकारस्मरण करितों. ९ तुमची आठवण मी 
अखंड कल्षी करितों, म्हणजे मी आपल्या प्राथनाभसंगीं 
क्ली सवेदा विनंति करीत असतों कीं कससेंहि करून आतां 
तरी मला देवाच्या इच्छेने तुम्हांकडे येण्याचा लाभ व्हावा, 
१० याविषयीं, ज्या देवाची सेवा मी आपल्या आत्म्याने 
त्याच्या पुत्राच्या सुवार्तेत करितों, तो माझा साक्षी आहे. 
११ तुमची स्थिरता होण्याकरितां मी तुम्हांस कांहीं 
आत्मिक कृपादान द्यावें म्हणून तुमची भेट घेण्याची मला 
फार उत्कंठा आहे; १२ म्हणजे तुमच्या व माझ्याहि 
विश्वासाने आपणां उभयतांस मला तुम्हांविषयीं व तुम्हांला 
मजविषयीं समाधान प्राप्त व्हावे. १३ बंधुजनहो, जज्ली 
इतर विदेशी लोकांत मला फलप्राप्ति झाली तशी तुम्हांतटि 
व्हावी म्हणून मी पुष्कळदां तुम्हांकडे येण्याचा बेत केला, 
(पण आतांपर्यंत मला अडथळे आले, ) याविषयीं तुम्हीं 
अजाण असावें अज्नी माझी इच्छा नाहीं. १४ हेल्लेणी व 
बबेर, ज्ञानी व अज्ञानी, या दोहोंचाहि मी क्रणी आहें. 


६9७१ 


रोमक्रांस पत्र 


*अ० १३११५-९:७ 





क याप्रमाणे रोम शहरांत राहणाऱ्या तुम्हांसहि सवाता 


पॉ्मेण्याची'माझ्या ठायीं उत्सुकता आहे. 
६ मला सुवातेती:लाज वाटत नाहीं; कारण प्रत्येक 











अशी “आहे; प्रथंम-*यहुद्यांस * आणि मग हेठेण्यांसः १७ 


कारण :तिंच्यांत : देवाचें न्यायत्व विश्वासाने विश्वासासाठीं 


प्रकट होतें; * नीतिमान विश्वासाने वांचेंळ ' असा 
शाक्ललेख आहे. : 

१८ ' जीं मसुष्यें. अनीतीने सत्य दाबून ठेवितात 
त्यांच्या अधमीवर व अनीतीवर देवांचा: क्रोधं स्वर्गातून 
प्रकट होतो. १९ देवाविषयींचें जें ज्ञान होत असतें तें 
त्यांच्या मनास व्यक्त केलेळें आहे; कारण देवाने तें 
त्यांस व्यक्त केळे आहे. २० त्याचे अदृश्य गुण 
म्हणजे त्याचें सनातन सामथ्ये व देवत्व हीं निर्मिलेल्या 
पदार्थावरून ज्ञात होऊन सृष्टीच्या उत्पत्तिकालापासून स्पष्ट 
दिसत आहेत, यासाठीं कीं त्यांनीं निरुत्तर व्हावे; २१ 


कारण देवाला ओळखत असूनहि त्यांनीं देव म्हणून त्याचें | ९ 


गौरव केलें नाहीं, व त्याचे आभार मानिळे नाहींत; तर ते 
आपल्या पोकळ कल्पनांनीं शून्यवत झाळे, आणि त्यांचें 
मूढ मन' अंधकारारने व्याप्त झालें. २२ आपण ज्ञानी आहों 
असें म्हणवीत असतां ते मूख झाळे; २३२ आणि त्यांनीं 
अविनाशी देवाच्या गौरवाचा, नाझरवंत मनुष्य, पक्षी, 
चतुष्पाद प्राणी व सरपटणारे जीव यांच्या आकाराच्या 
मूर्तीशीं मोबदला केला. 

२४ यास्तव ते आपल्या मनाच्या वासनांत असतांना 
देवाने त्यांस अमंगळपणाच्या स्वाधीन केलें; ह्यामुळें 
त्यांच्यामध्यें त्यांच्या हरीरांचा अवमान झाला; २५ त्यांनीं 
देवाच्या सत्याचा असत्याशीं मोबदला केला आणि त्याला 
सोहन उत्पन्न केलेल्या पदार्थांची भक्ति व सेवा केली: तो 
उत्पन्नकर्ता युगानुयुग धन्यवादित आहे. आमेन. 

२६ यासुळें देवानें त्यांस निंद्य मनोभावनांच्या स्वाधीन 

केलें; त्यांच्यांतल्या स्रियांनी स्वाभाविक व्यवहार सोहून 
विपरीत व्यवहार धरिला; २७ तसेंच पुरुषांनींहि त्रिंयां- 


किधोस “ टेवेणॉस्यालाः ती ::तारणप्राप्त्यंथ देवाचें सामर्थ्य 


बरोबरचा स्वाभाविक व्यवद्मर : सोहन <परस्परे :कॉमसंततप्तः 
होऊन पुरुषांनी पुरुषांबरोबर अनुचित: कमे केळे, आणिः 


:: त्यांच्या श्रांतीचें . योग्य :: प्रतिफल-- त्यांनीं -: आपल्या 


ठायी भोगिलें. 

२८ ज्या अर्थी देवांचे पूर्ण-ज्ञान'- प्राप्त : कलन घेण्यास 
ते”मान्य-झाले नाहींत' त्या अर्थी देवानें त्यांस असुच्छितः 
कर्मे-करण्यास भ्रष्ट अश्या मनाच्या स्वाधीन केलें; २५ .सर्वे! 
अनीति, दुष्टपणा, लोभं; वाईटपणा. यांनीं ते भरलेले होते;. 
हेवा, हत्या, कलह, कपट, कुबुद्धि यांनीं ते: पूर्ण असे. होते; 
३० ते बहाड, निंदक, देबद्वेषटे, उद्धट, गर्विष्ठ, आत्म- 
श्हाधी, कुकर्मकल्पक, मातापितरांची अवज्ञा करणारे, ३१ 
बुद्धिहीन, वचनंभंग करणारे, ममताहीन, निर्दैय, असे 
होते; ३२ जे असें आचरण करितात ते मरणास योग्य 
आहेत, असा देवाचा नियम त्यांस ठाऊक असतांहि, ते. 
स्वतः तीं. कर्मे करितात, :इतरकेंच केवळ नव्हे, तर. तसें 
आचरण करणाऱ्यांस त्यांची संमतिहि आहे. 

यहदीसुद्धां दोषी आहेत 

१ यात्तव हे मानवा; जो तूं न्यायनिवाडा कर 
तोस तो तूं कोणीहि असलास तरी तू निरुत्तर आहेस. 
ज्याविषयी तूं दुसऱ्याचा न्याय करितोस त्याचविषयीं 
तूं स्वतांला अन्यायी ठरवितोस; कारण न्यायनिवाडा देणारा 
तूं तींच कर्मे करितोस; २ पण.आपल्याला ठाऊक आहे कीं जे 
अशीं कर्मे करितात त्यांजविर्द देवाचा न्याय सत्यानुसार 
होतो. २ तर हे. मानवा, जो तूं तशीं कमें आचरणा- 
र्‍यांचा न्यायनिवाडा करीत. असून तींच स्वतः करितोस 
तो वु. देवाचा न्याय चुकविशील असें तुला वाटते. काय £ 
४ किंवा देवाची दया तुला पंद्यातताप करावयास लावणारी 
आहे हें न समजतां, त्याचें दयाळत्व, क्षमा व सहनः 
शीलता हीं. विपुळ असल्यामुळें त्याचा अवमान करितोस 
काय १ ५ आपला इट व पश्चात्तापहीन अंतःकरण यांस 
अनुरूप तू जो क्रोधाचा व देवाचा यथार्थ न्याय. प्रकट 
होण्याचा दिवस त्या दिवसाचा क्रोध आपणासाठी साठ- 
वून ठेवितोस; ६ “तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कमो- 
प्रमाणें फळ देडेल; ' ७ घीरानें सत्कर्मे करीत राहून 
जे गौरव, सन्मान द अविनादिता यासाठीं खटपट करितात 


१9७३ . 


अ०- २९:७-३४७ 


रोमकरांस पत्र 





त्यांस तोः सार्वकालिक: जीवन देईल; ८, ९ परंतु जे 'तट 
पाडणारे आहेत व सत्यांठा न मानितां अधर्माला. मानितात, 
त्यांजवर क्रोंध॑ व कोप, संकट 'व केश हीं येतील; म्हणजे 
दुष्कर्म करणारा मनुष्य, प्रथम यहूदी आणि मग हेलेमी, 
आशा. : प्रत्येकाच्या ' जिवावर तीं येतील; १० प्रण प्रत्येक 
सत्तर्म करणारा, प्रथम येहूदीः आणि मग. हेडिणी, : यांस 
'गौरव, सन्मान-व-झांति. हीं मिळतील; १.१: कारण देवार्‌ 
जवळ पक्षपात नाही. १२ ज्यांस नियमात नाहीं अंशा 
जितक्यांनीं पाप केलें. तितकेहि नियमशातत्र नाहीं तरी 
नाश पावतील;*आणि नियमझास्र असतां जितक्यांनीं पाप 
केलें तितक्‍यांचा न्याय नियमद्यात्राने होईल; १३ नियम- 
झाल्ञ श्रवण करणारे देवाच्या दृष्टीने. नीतिमान आहेत 
असें नाहीं, तर नियमशात्राप्रमाणे आवरणं करणारे नीतिमान 
ठरतील; १४ ज्यांस नियमशात्र नाहीं असे विदेशी लोक 
जेव्हां. नियमझास्रांत भाहे- तें स्वभावतः: करितात तेव्हां; 
त्यांस नियमश्यात्रः-नाहीं तरी, ते-आपणां:स्वतःस नियम- 
शाक्तच आहेत; १५: म्हणजे--ते मियसशाक्रांतीलक आचार 
आपल्या अंतःकरणांत लिहिलेळा-दाखवितात, त्यांचें मनहि 
त्यांस साक्ष देते, आणि त्यांचे एकमेकांविषयींचे बिचार 
दोष छावणारे किंवा दोषमुक्त करणारे असतात; १६ ज्या 
दिवशीं . देव माझ्या सुवार्तेप्रमाणे येशू ख्रित्ताच्या द्वारें 
मनुष्यांच्या गुप्त गोष्टींचा न्याय करील त्या दिवशीं निर्णय 
._. १७ तुल्म. यहूदी हें नांव आहे; तू. नियमशात्लाचा 
झाश्रय 'घरितोस, व देवाविषयी. अभिमान बाळगितोस; 
१८ तुला. त्याची इच्छा कळते; आणि नियमशांत्राच्या 
श्रवणाने शिक्षण मिळाल्यामुळे जें श्रेष्ठ तें प्संत- करितोस; 
१९ नियमशाक्तांत मला क्षानाचें व सत्याचें स्वरूप मिळालें 
आहे. म्हणून मी. अंधळ्यांचा वाटाडी, जे अंघारांत आहेत 
त्यांचा प्रकाश, २० अल्पबुद्धि लोकांचा शिक्षक, 
. बाळकांचा गुरु आहे, अशी तुझी खातरी आहे; 
२१ असा जो तूं दुसऱ्यास श्िकवितोस तो तूंच स्वतःला 
क्षिकवीत नाहींस काय? जो तू चोरी कळूं नये अशी 
घोषणा क्ररितोस तो तूंच चोरी करितोस क्राय ? २२ जो 
तू ब्यमिचार करूं नये असें सांगतोस, तो तूंच व्यमिचार 


करितोस काय ई जो तूं मूर्तींचा विटाळ मानितोस, तो तूंच 
देवळें लटितोस काय १२३ जो तूं नियमशात्राचा अभिमान 
बाळगितोस, तो तूंच नियमका्ञांच्या उललेघनाने देवाचा 
अपमान करितोस काय. £ २४ “तुझ्हांमुळें विदेशी लोकांत 
देवाच्या नामाची निंदा: होत आहे, असा शास््रलेख आहे. 
. १५ जर तू नियमशाक्लाप्रमाणें करितोस तर सुंतेचा उपयोग 
आहे; परंतु नियमशात्राचें उल्लेधन करणारा असंलास तर 
| तुझी सुंता बेसुंता अशी झाली आहे. २६ तर भग बेखुंती 
मनुष्यानें नियमशास्त्राचे नियम पाळिले, तर त्याची बेसुता 
सुंता अशी मोजण्यांत येईल कीं नाहीं १६. २७ शास्रलेख व 
सुंता तुझ्या बाजूला असतांना जो तू नियमशास्त्राचें उल्लंघन 
करणारा आहेस त्या तुझा न्याय, जो जातीने बेसुंती 
वर्गातला असून -नियमद्याज्त पाळितो, तो करणार नाही 
काय £ .२८ कारण जो बाहेरून यहूदी तो यहूदी नव्हे; 
आणि देहाची जी बाहेरून होते ती सुंता नव्हे; २९ तर 
अंतरीं जो यहूदी तो यहूदी होय; आणि आध्यात्मिक रृष्ट्या 
जी. अंत:क्ररयाची न्हावयाची ती सुंता होय; शासत्र- 
लेखाप्रमाणें व्हावयाची ती नव्हे; अश्याची प्रशसा मनुष्या- 
पासून नव्हे, तर देवापासून व्हावयाची. 
आक्षेपांना उत्तर 
१ तर मग यहुद्यांची श्रेष्ठता ती काय £ आणि 
छे उंतेचा लाभ तो काय१ २ सवे बाजूंनी पुष्कळच 
आहे. प्रथम हें कीं. देववच्ने त्यांस सोपलेलीं होतीं. 
३ कित्येकांनी विश्वास ठेदिला नाहीं तरी. काय झालें ? 
त्यांच्या विश्वासहीनतेसुळें देवाची विश्वसनीयता व्यर्थ 
होईल काय £ ४ असें न होवो; त्यापेक्षां देव खरा ठरो 
आणि प्रत्येक भनुष्य खोटा असा होवो; शाखळेख 
म्हणतो की: 
तूं आपल्या वचनांत नीतिमान ठरावे. ० 
आणि तुझा न्याय होत असतां. तुला जय मिळावा; 
७ तरी पण आपल्या अनीतीमुळें देवाचें नी तिमत्त्व 
स्थापित होतें तर यावरून काय म्हणावें £ देव जो शासन- 
कतो तो अनीतिमान्‌ आहे. असें म्हणावें काय£ (मो 
मानवी व्यवहाराप्रमाणें बोलतो. ) ६ असें न होवो; 
! असें झाळें तर देव जगाचा न्याय कसा करील £ ७ तसेंच 


दज्ड 


रोमकसंस-'प्रत्र 
झाझ्या असल्यानें देवाचें सत्य त्याच्या गौरवात्तरं अतिसंवर्धक 


झालें तह मगः माझा न्याय पापी मनुष्याचा होतो तसा 
का!:व्हारवा £: ८ बरें होण्यासाठीं आपण वाईेट करू या, 
अंसें कां म्हणू नये? ( आम्ही असेंच म्हणतों, असा किती- 
शक लोक. आम्हांवर आळ घालतात; ) अशांना दंडाज्ञा 
व्हावी. हेंच यथान्याय आहे. 


मनुष्यप्राणी गक म नीतिमान्‌ कोणी 


९ :तर' मग कसें? आपण श्रेष्ट आहों कांय १ मुळींच 
नाहीं; कारणं यहूदी व हेहेणी, हीं उभयतां पापवशा आहेत 
असा आरोप आम्ही सर्वावर अगोदरच ठेविला आहे. 
१० शॉखेलेख: म्हणतो 

नोतिमाने.कोणी नाहीं, एक देखील नाहीं 
१.१: जाणंता कोणी नाहीं 

देवांचा शोध करणारा कोणी नाहीं; 

१२ सर्व बहकलेः आहेत, ते. एकंदर निरुपयोगी 

* झाले आहेत; ह 

सक्तमे करणारा असा कोणी नाहीं, "एकहि. नाहीं; 
१३ त्यांचा धसा केवळ उघर्डे थर्डेआहे; .. 

त्यांनीं. .आपल्या जिभांनीं कपट केलें.आहे; 

त्यांच्या ओठांच्या आंत जोगी सर्पारचें. विष आहे; 
१४ त्यांचें तोंड शापाने व कडूपणानें भरलेलें आहे; 
१५ त्यांचे पाय रक्तपात करावयास उतावळे आहेत; 
१६ त्यांच्या मार्गीत विध्वंस व विपत्ति-आहेते; 
१७ शांतोचा माग त्यांनीं. समजून घेतला नाहीं. 
१८ त्यांच्या डोळ्यांपुढे देवाचें भय नाही 

१९ आपणांला ठाऊक आहे. कीं नियमशास्त्र जें कांहीं 
सांगते तें शात्राधीन असलेल्या. लोकांस सांगते; यासाठीं 
कीं प्रत्येक तोंड बंद व्हावें व अवघें जग देवदंडास प्राप्त 
व्हावे; २० त्याजसमोर कोणी मनुष्य नियमशात्रांतील 
कर्मानीं. नीतिमान. ठरणार. नाहीं; कारण नियमशास्राच्या 
द्वारें पापाचा बोध: होतो. 

: खिस्तावरील प गजाच्या द्वारें नीतिमत्त्व- 


२१ आतां निगमशोखाविरहित असें जें देवाचें नीति- 


अ० ३१५७-४५ 


अत्त्य्‌ . तें .प्रकट :झाळे. आहे, त्यास नियमशाल्लाची व 
संदेष्ट्यांची साक्ष आहे; २२: देवाचें 'नीविमत्व येश्‌ 
ख्निस्तावरील विश्वासाच्या . द्वारें सवे विश्वास - ठेवणाऱ्या 
साठीं आहे; त्यांत भेद नाहीं... २३ कारभ सर्वानी 
पाप- केलें आहे, आणि - देवाच्या गौरवारा* ते अंतरले 
आहेत. २४ ते लिस्त येशननें खंडणी: भरून प्राप्त 
केलेल्या मुक्तीच्या द्वारें देवाच्या कृपेनें मोबदल्यावांचून 
नीतिमाज्‌ ठरतात. २५ त्याच्या स्क्तानें विश्वासाच्या द्वारें 
प्रायश्चित्त होण्यास देवानें त्याला पुढें ठेविळें, यासाठी की. पूर्वी 
झालेल्या पौर्पांची देवाच्या सहनझ्ञीलतेने उपेक्षा झाल्यामुळें 
त्यानें आपलें मींतिमंत्त्वे व्य'क्त करावें;.१६ आपठे-नीतिमत्व 
सांप्रतकाळी असें 'दाखवावें की आपण नोर्तिनान. असावे 
आणि येशचर विश्वास ठेवणाऱ्याला नीतिमान. ठरविणारे 
असावें. २७तर मग- फुशारकी मारणें कोठें £ ती बाहेस्व्या 
बाहेर राहून गेली. कोणत्या प्रकारच्या नियंमार्ने ९ कसीचर्या 


: । कॉये ६ नाहीं, 'तर विश्वासांच्या नियमाने. २८ -यावरून 


मनुंष्ये नियमशात्रांतील कमीवांचून विश्वासाने नीतिमान 
ठरतो असें आपण मानितों. २९-देव केवळ यहृद्याचाच . 
आहे काय १. विदेशी लोकांचाहि मव्हे काय ? हो, आहे. 
३० जर देव एकच आहे, आणि-तो सुंती लोकांस विश्वा- 
सानें व बेसुंती लोकांस विश्वासाच्या द्वारें नीतिमान्‌ ठरवील, 
तर तो विदेशी लोकांचाहि आहे. 

३१ आपण विश्वासाने नियमशाल्लाला निरर्थक करितों 
काय १ असें अगदीं नाही; उलट आपण नियमशाक्राची 
स्थापना करितो. 

अन्राहामाच उदाहरण - 

१ तर मग आपला पूर्वज अन्राहाम यानें देह. 

९ स्वभावाने काय मिळविले म्हणून म्हणावें ९ २ अन्ना 
हाम कमानी नीतिमान्‌ ठरला असता तर त्याला अभि- 
मान बाळगण्यास कारण असतें; तरी देवासमोर नसर, 
३ शास्त्र काय सांगते १ “ अब्राहामाने देवावर विश्वास 
ठेविला, आणि हें त्याला नीतिमत्त्व असें मोजण्यांत आलें. 
४ आतां मजुराची मजुरी, क्रण अशी गणली जाते; मेहर- 
बानगी अशी नाहीं; ५ पण कर्म न करितां अधम्योला 
नीतिमान ठरविणाऱ्यावर बिश्वास ठेवणाऱ्याचा विश्वास 


१७५ 


अ० ४:५-५४८ 





नीतिमत्त्व असा मोजण्यांत येतो. ६:याप्रमारणे'ज्या मनुष्या- 
कडे देव कर्भावांचून 'नीतिमत्त्व मोजितो त्याचा. धन्यवाद 
दावीदहि- करितो, .७.तो असा: - 

ज्यांच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे, 

वं ज्यांच्या पायांवर पांघरूभ घातलें आहें, ते धन्य. 
८ ज्या' मनुष्याच्या . हिशेबी प्रभु-पापाआ . दोष लावीत 
नाहीं तो. धन्ये; न 
« हें आशीवेचन सुंती. लोकांस .किंवा बेसुंती छोकांसहि 
आहे १ 'विश्राह् हा..अन्नाहामाकडे नीतिमत्त्व असा. गणला 
-होता, असे आपण म्हणतों. १० 'तो कसा गणला गेला 
तो. सुंती:असत्तांना.किंवा-बेलुंती. असतांना ३:चंती असतांना 
नव्हे; तुर; बेखती अस्ततांना; . १)-आणिं बेसुंती क्षसतांना 
त्याच्या- असळेत्या विश्वासावरून जॅ. नीतिमत्त्व त्याचा 
'किका हशी: सुंता ही खूण त्याळा मिळाठी; यासाठी कीं जे 
बेडुंती. ठोक-असतां : विश्वास :ठेवितात त्या सर्चीचा त्याने 
बाप व्हावें; म्हणजे: त्यांच्याकडेहि/नीतिमत्त्व मोजले: जाचें 
१२ 'त्याने खुंती :-छोकांचा -ब्राप व्हावें, पण. जे 'सुंती त्यांचा 
केबळ॑- नाहीं; तर आपला बापं अब्राहाम नेखुंती .असतां 
त्याचा जो. विश्वास होला त्याला अनुसरून. चालणाऱ्यांचाहि 
व्हावे. :१३. कारण तूं जगाचा वारीस होशील; हें क्चन 
अब्नाह्ममाला व त्याच्या : संततीला :नियमश्याखांच्या द्वारें 
नव्हते, तर विश्वासावरून जें नीतिमत्त्व त्याच्या द्वारें होतें. 
:१४:. नियमशाक्लाबलंबी जर वारीस होतात. तर विश्वास 
.. निर्थक झालो आहे आणि : देवर्धचनहि ध्यर्थ झालें आहे. 
-१५ नियमशास्र क्रोधाला कारण होतें; कारणं कीं जेथें 
नियमशास्त्र नाहीं, तेथें उल्ंघनहि नाहीं.'.-१६ या कारणा- 
स्तव तें कृपेचें असावें म्हणून विश्वासाने झालें; यासाठी की 
ते. वचन अवघ्या संततीला म्हणजे नियमशात्रावलबी 
इसमांलाहि केवंळ नाहीं, तर-जो अन्राह्माम आपल्या 
सर्वांचा .बाप त्याच्या विश्वासाच्या अवलंबी इसमांलाहि 
निश्चित व्हावे: १७ ( याविषयीं असा शात्रलेख आहेः 
“मी तुल्य पुष्कळ राष्ट्रांचा बाप केळें आहे;!) ज्या 
देवांवर त्याने विश्वास ठेविळा, जो देव .मेलेल्यांस जीवंत 
करितो, व जें नाहीं त्यास तें असल्यासारिखी आह्ञा 
करितो, त्याच्या इृष्टीनें तो असा आहे. १८ त्यानें आज्ञेचा 


र रोमकरांस पत्र 


संभव नसतांहि आशेने विश्वास धरिला, यासाठीं कीं“ तशी 
तुझी संतति होईल ' असें जें बचन त्याप्रमाणें त्यानं बहुत 
राष्ट्रांचा बाप व्हावे. १९. आपलें निर्जीव झालेलें शरीर 
(तो सुमारें शंभर वर्षांचा होता ) ब सारा हिच्या 
गर्भाशयाचे -निर्जीवपण हीं त्याच्या लक्षांत होतीं; तथापि 
विश्वासाला दुबेळता येऊं न देतां, २० त्यानं देववचनाकडे 
पाहून अविश्वासामुळें आपली डळमळ होळं:दिली नाहीं 
तर विश्वासाने प्रबळ होऊनं त्यांन देवाचें गौरव केलें. २१ 
आपण दिलेलें वचन पूर्ण करावयासहि तो समर्थ आहे 
असा त्याचा ' पूर्ण निश्चय होता; २२ म्हणून “ तें त्याज- 
कडे नीतिसत्त्व असें मोजण्यांत आलें. ' २३ ' तें त्याजकडे 
मोजण्यांत आलें, हें केवळ त्याजसाठीं लिहिलं असें नाहीं, 
२४, २५. तर ज्या आपल्या. प्रभु येशला आपल्या 
अपराषांमुळें घरून देण्यांत आलें व - आपण नीतिमान 
ठरावें म्हणून ज्याला पुनः उठबिण्यांत आलें, :त्याहा मेले- 
ल्यांतून ज्यानें उठविले. त्याजबर विश्वास . ठेवणाऱ्या. ज्या 
आपणांकडे तें मोजिलें जाईल, त्यांसाठींहि लिहिलें आहे. 
- विश्वासाचे परिणाम . 
१ यास्तव आपण विश्वासानं नीतिमान. ठरविलेले 
८१ आहें म्हणून आपल्या प्रभु येद्व. लिस्ताच्या द्वारें आप- 
शोस देवाबरोबर असलेल्या श्रांतीचा लाभ घडो; २ 
ज्या कृपेत आपण अहो तिच्यांत त्यांच्याद्वारे आपला 
प्रवेशहि विश्वासाने झाला आहे; आणि आपण देवाच्या 
गौरवाच्या आझ्ेमुळें जयोत्सन करूं. ३ असें केवळ नाहीं, 
तर संकटांतहि जयोत्सव: करू, कारण आपल्याला ठाऊक 
आहे कीं संकटाचा . परिणाम धीर हा होतो; ४ धीराचा 
परिणाम कसाला लागणे; कसाला लागण्याचा, परिणाम आशा; 
५ आशा मनोभंग करीत नाहीं; कारण आपणांला दिलेल्या 
पवित्र आत्म्याच्या द्वारें आपल्या अंतःकरणांत देवाच्या 
प्रीतीचा वषीब झाला आहे. 
ख्रिस्ताच्या मृत्यूंत ईश्वराचे भ्रेम प्रगट होते 
६ आपण दुर्बळ होतों तेव्हां लिस्त सुसमयीं पापी 
लोकांसाठी मरण पावला. ७ नीतिमान मनुष्यासाठी कोणी 
मरणारा विरळा, चांगल्या मनुष्यासाठी मरण्यास कदाचित्‌ 


* कोणी भाडस करील; ८ परंतु देव आपल्यावरच्या स्वप्रे- 
१७६ । 


- रोमकरस पत्र 


अर ५४८ -दः १२९ 





आरे प्रमाण हे - देतो की आपण पापी. असतां ख्रिस्त 
झापणांसाठी मरण पावला. ९ तर आपण जे आतां त्याच्या 
रक्ताने नीतिमान ठरलो आहों ते आपण विदरेषेंकलून 
स्याच्या द्वारे 'देवातच्या क्रोधापासून तरळे जाळं. १० 
आपण-:शत्रु:असतां देवाबरोबर त्याच्या पुत्राच्या सत्युद्वारें 
आपला समेट झाला, तर आतां समेट :झाला असतो 
स्माच्या जीवनाने विज्ञेषेंकरून आपण तरले जाळे; ११ 
इतकेंच केवळ . नाहीं, तर ज्याच्याद्वारे समेट ही देणगी 
आपल्यास आतां मिळाली. त्या. आपल्या प्रभु येत. 
लिस्ताच्या द्वारें आप्रण देवाच्या ठायी जयोत्सव करूं. 
आदामाच्या द्वार मृत्यु; खिस्ताच्या दारे 
जीवनभातति 


१९ ह्या प्रकारें एका मनुष्याच्याद्वारें पाप जगांत 
आलिं आणि पापाच्या द्वारें मरण. आलें; आणि सवौनीं 
अप केल्यावरून सवे मनुष्यांत मरण पसरले. १२ पाप 
'नियमशाक्षापूर्वी जगांत होतें; पण नियमशात्र नसले 
म्हणजे पाप मोजण्यांत येत नाहीं. १४ तथापि आदामा- 
पासून मोशापर्यंत, ज्यांनी आदामाच्या उल्लंघनाच्या 
श्रकाराप्रमाणें पाप केलें नाहीं त्यांजवरहि मरणाने राज्य 
केलें; तो तर, जो येणार होता त्याची प्रतिमा होता. 
१५ त्री प्रण जज्ली अपराधाची गोष्ट तक्षी कृपादानाची 
नाहीं; कारण ह्या एकाच्या अपराधानें बहुत माणसें मरण 
यावली, तर देवाची कृपा आणि तो एक पुरुष येश्र. ख्रिस्त 
याच्या कृपेचें दान हीं बहुत जणांकरितां विशेषेकरून विपुल 
झालीं. १६ पाप केलेल्या एका इसमाच्या द्वारें जसें झालें 
त्से दानाचे होत नाहीं; कारण ज्या न्यायाचा परिणाम 
दंडाज्ञा तो एकावरून झाला, पण ज्या कृपादानाचा परिणाम 
नीतिमान ठरविलें जाणें असा आहे तें बहुत अपराधॉ- 
वरून झालें. १७ त्या एकाच्या अपराधानें, त्या एकाच्या 
हारे, मरणाचे राज्य चाळू झाळें; तर ज्यांस कृपा व 
नीतिमत्त्वाचें दान यांची विपुलता मिळते ते विशेषेकरून 
त्या एका येशू ख्रिस्ताच्या द्वारें जीवनांत राज्य करितील. 
१८ तर मग् जसा एका अपराघातें सवे मनुष्यांवर दंडाहेचा 
थरिणाम झाला, तसा नीतिमान ठरविलें जाण्याच्या एका 
ठरावाने सवे मनुष्यांवर जीवनदायी नीतिमत्त्व मिळणे हा 

१२ 


परिणाम झाला. १९ जसें त्या एका मनुष्याच्या भाजासंगार्ने 
बहुत जण पापी ठरले, तसें. ह्या एकाच्या: आज्ञापालनारने 
बहुत जण नीतिमान ठरतील. २० दिवाय 'नियमशञाक्ञाचा 
अरवेश झाला तो अपराध वाढण्यास साघनीभूत झाला; 
तरी जेथें पाप वाढलें तेथे कृपा फारच विपुल झाली; 
२१ यासाठीं कीं जसें पापार्ने मरणाच्या योगानें राज्य केलें, 
तसें कृपेनें नीतिमत्त्वाच्या योगे सवेकालच्या जीवनांसाठीं 
येश्चव. ल्रिस्त आपला प्रभु याच्या द्वारें राज्य करावे. 
खिस्ताशीं संयुक्त असणें व पाप करीत 
राहणे हीं परस्परविरोधी आदेत 
१ तर आतां काय म्हणावें ? कृपा वाढावी म्हणून 
आपण पापांत राहावें काय £ २ असें न होवो. जे 
आपण पापाला मेलों त्या आपण यापुढें त्यांत राहावें 
हें कसें £ ३ आपण जिंतक्यांनीं खिस्त येशमध्यें बासिस्मा 
घेतला, तितकयांनीं त्याच्या मरणांत बाप्तिस्मा घेतला, 
याविषयीं तुम्ही अजाण आहां काय £ ४ तर मग आपण 
त्या मरणांतील बासिस्म्याने त्याजबरोबर पुरले गेलों; 
यासाठीं कीं ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवानें मेलेल्यां- 
तूत उठविला गेला त्याप्रमाणेंच आपणहि जीवनाच्या नावि- 
न्यांत वागणूक करावी. ५. जर आपण त्याच्या मरणाच्या 
प्रतिर्मानें त्याच्याबरोबर संयुक्त झालों आहों, तर त्याच्या 
उठण्याच्याहि प्रतिरूपार्ने त्यांच्याबरोबर संयुक्त होऊं; ६ 
आपल्याला असें समजर्ते कीं आपलें जुनें मनुष्यपण त्याज- 
बरोबर वधस्तंभावर खिळले गेळें, असें की. हें पापमय 
शरीर नष्ट होळैन आपण पुढें पापाचें दास्य करूं नये; ७ 
कारण जो कोणी. मेळा तो पौपाच्या दोषापासून मुक्त झाला 
आहे. ८ आपण ल्िस्ताबरोबर मेलो, तर याजचरोबर 
जीवैत होऊनहि राहूं असा आपला विश्वास आहे; ९ आप- 
णांस ठाऊक आहे कीं मेलेल्यांतून उठविठेला ख्रिस्त पुढें 
मरत नाहीं; त्याजवर पुढें मरणाची सत्ता नाहीं. १० कारण 
तो मेळा; तो पापालाःएकदांच मेळी; तो जगतो. तो देवोला 
जगतो. ११: त्से तुम्ही, स्वतः्सः पापात मेठेळे आणि . 
१२ यास्तव तुम्ही आपल्या अधीन न 
व्हावें म्हणून आपल्या मर्त्य शरीरांत पापसत्ता चाल, देळं 


६७७. 


अ« ६५१२-७१२ 





नका; . १३ आणि. तुम्ही. आपळे अवयव. अनीतीचीः शे 
होण्याकरितां: पापाला समर्पण करूं नका; तर आपण मेले- 
ल्यांतून भीबंत झाळेळे असे स्वतःस देवाला संमर्पेणष करा. 
आणि आपले अवयव -मीतीचीं श्रे. होण्याकरितां. देवाला 
समर्पण करा. १४ पापाची. सत्ता तुम्हांवर चालणार नाहीं; 
कारण तुम्ही नियमशाक्षाधीन नाहीं, तर कृपाधीन आहां. 

- . जुलामगिरीवरून घेतलेला घडा: 

१५ तर: मग कायं १: आपण . नियमशात्राधीन नसून 
कृपाधीन आहों :म्हणून पाप करावें क्राय £ असें न होवो. 
१६ आज्ञापाळनाकारितीं ज्याला तुम्ही स्वतःस दास असे 
समर्पण करितां, ज्याची .-आज्ञा तुम्ही मानितां, त्याचे दास 
दुम्ही आहां; ज्यांचा परिणाम मरण असे पापाचे दास, 
किंवा ज्यांचा परिणाम .नीतिभत्त्व असे आज्ञापालनाचे दास 
तुम्दी आहां, हें तुम्हांस ठाऊक नाहीं काय £: १७ तुम्ही 
पापाचे. दास होतां, तरी ज्या विकवणीच्या पदरीं तुम्हांस 
बांधिळें . तिच्याप्रमार्णे तुम्ही मनाप्रासून वागणूक . केली, 
१८ आणि पापापासून सुक्त होऊन तुम्ही नीविमत्त्वाचे 
दास झालां, म्हणून देवाची स्तुति.झसो. १९ तुमच्या. देह 
स्वभावाच्या . दुर्बलतेसुळें मनुष्यव्यवहाराप्रमाणें मी. बोलतो 
जसे तुम्ही आपले अवयव अधर्म करण्याकरितां : अमंग 
ळपण. व अधर्म - यांस: दास :असे. समर्पेण. केळे होते, 
तसे _ आतां . . आफछे- अवयव. : पवित्रीकरणाकरितां 
नीतिमत्त्वाला समर्पण करा. ..२%. तुम्ही .पांपाऱचे दास होतां 
तेव्हां नीतिमत्त्वासंबंधाने:--अळगय : होतां; २१ तर ज्या 
गोष्टींची तुम्हांस आतां लाज वाटते त्यांपासून तुम्हांस त्या 
वेळेस काय फळ प्राप्त झालें १ त्यांचा शेवढे तर मरण 
आहे; २२ परंतु आतां तुम्ढी "पापापासून सुक्त होऊन 
देवाचे दास झाल्यामुळें तुझदांस. पवित्रीकरणाची फलम्राप्ति 
झाली. आहे, आणि सवेकालचें. जीवच हे उदिष्ट मिळालें 


आहे, २२३ पापाचे वेतन:मरण आहे, पण देवाचे. कृपादान 


आपल्या प्रभु येश्व, लिस्तामध्यें सवेकाळचें जीवन. आहे; 
. विबाहाबरून घेतलेला घडा: 
१ बंघुजनहो, ( नियेमशाक्लाची माहिती अस- 
७ ढेल्या लोकांबरोबर मी बोल्त आईई, ) मनुष्य जीवंत 
आह्दे तोंपर्यंत नियमशाक्षाची सत्ता त्याजवर चालते 


:>रोगकरांस पत्र 





याविषयीं . तुम्ही अक्ल आहां काय £ २ नवरा जीवंत आहे 
तोंपर्यंत सघवा . ली नियमझाक्ञाने त्याला: बांधलेली आहे; 
नवरा . त्य थावल्यावर तिची पतिनियमापाखून सुटका 
होते; ३ म्हणून नवरा. जीवेत असतां ती दुसऱ्या 
पुरुषाची झाली तर तिला. व्यमिचारिणी म्हणतात; पण 
नवरा. गत- झाल्यावर त्या :नियमापासून ती मुक्त होते; 
नंतर ती दुसऱ्या पुरुषाची झाली असतांहि व्यमिचारिणी 
होत' नाहीं. ४ त्याधरमार्गे बंधुजनहो, . तुम्हीहि लरिस्तदारी- 
राच्या द्वारे नियमशात्राला मेलेले आहां; यासाठीं कीं तुम्हीं 
दुसर्‍याचे म्हणजे मेलेल्यांतून .जो . उठविला गेला त्याचें 
व्हावे, आणि आपण देवाला फलदायी असें व्हावे. ५ 
आपण देहस्वभावास अधीन होतों तेव्हां नियमशासत्राच्या 
द्वारें उत्पन्न होणाऱ्या पापवासना आपल्या अवयवांत मर- 
णाला फळ देण्यासाठीं प्रवृत्त होत्या. ६ आतां ज्यानें आपण 
बद्ध होतों त्याला मरून आपण नियमशाक्रापासून मुष्कत 
झालां आहों;. म्हणून जुन्या रीतीर्ने, म्हणजे शात्रलेखास 
धरून नव्हे, तर नव्या रीतीर्ने, अथीत्‌ आध्यात्मिकरष्ट्या 
दास्य करितो. . 

ी नियमशास्त्र व पाप 

७ तर मग काय म्हणावें १ नियमशात्ञ पाप आहे काय १ 
असें अगद नाहीं; तरी पापाची ओळख. नियमशास्रा- 
वांचून कशानेहि मळा झाली नसती. “ लोभ धरूं. नको, 
असें. नियमशात्वांत सांगितलें नसतें तर लोभाचें ज्ञान मला 
झालें नसतें. ८ ह्या आज्ञेच्या योगें पापाने संधि साधून 
माझ्यांत सवे प्रकारचा लोभ उत्पन्न केला. कारण नियम- 
शाळ्वावांचून पाप निर्जीव आहे. ९ मी नियमशात्माविरहित 
होतों. तेव्हां. जीवेत होतो, पण आज्ञा देण्यांत आल्यावर 
पाप सजीव झालें, आणि मी मृत्यु पावर्लो. १० याप्रमाणे 
ज्या आज्ञेचा परिणाम जीवन तिचाच परिणाम मरण आहे 
असें माझ्या अनुभवास आलें; ११ कारण पापाने संधि 
साधून आज्ञेच्या योगें फसविळें व तिच्या. योगें मला जिवे 
मारिळें. १२ तरी. पण निंयमश्याज्ञ पवित्र आहे, आणि 
आज्ञा पवित्र, यथान्याय व उत्तम आहे. १३ तर मगरे 
उत्तम तें मला मरण असें झाळें काय १ असें. अगदीं नाहीं. 
पाप तें पाप असें: दिसावे, म्हणून जें उत्तम त्याच्या योगें 


१७८ 


रोमकरांसत: पत्र 


भ० ७१३-८५१६ 





तें मला मरणास कारण झालें; यासाठीं कीं आज्षैच्या योगें 
'पाप पराकाष्ठेचें पापिष्ट व्हावें 
मनुष्वम्राण्याच्या देहिक व. आत्मिक 
भावनांचा लढा 
१४ आपणांला ठाऊक आहे. कीं नियर्मशासत्र आध्या- 
त्मिक स्वरूपाचे आहे, आणि मी तंर देहिक, पापाला 
विंकलेळा,. असा आहे. १५ कारण जें कर्म मी करितों 
त्याचे सला ज्ञान नाहीं; म्हणजे जें माझ्या मनांत. असतें 
तें मी करितों. असें नाहीं. तर जें मला द्वेष्ये वाटतें तें 
करितों. १६ जें माझ्या मनांत नसतें तें. जर. करितों 
लर नियमद्याक्र उत्तम आहे . अशी. मी. सँमति. देतों. 
१७ ह्यावरून तें कर्म मी करितों असें नव्हे, तर माझ्या 
ठायी वसणारें पाप करिते. १८ कारण मला ठाऊक आहे 
कीं माझ्याठायीं म्हणजें माझ्या, देहस्वभावांत कांहीं चांगलें 
बसत नाहीं; इच्छा करणें हें मला होतें, पण सांधुकमे करणें 
होत नाहीं. १९ जें चांगलें करावें असें मलां वाटतें तें मी 
करीत नाहीं; तर करावेंसें वाटत नाहीं: अर्से जें वाईट तें 
मी करितों. २० जें करावेंसें वाटत नाहीं तें अर्‌ मी करितों, 
तर तें कर्म मी करितों असें नव्हे, तर माझ्या ठायी वस- 
णारें पाप करिते: २१ जो मी साधुकर्म करू पाहणारा त्या 
मळा हाच. नियम आढळतो कीं वाइट तें पुढें येते. २२ 
माझें अंतःस्थ जें आहे तें देवाच्या नियमशाक्ञासुळें हर्ष 
करिते; २२.तरी माझ्या अवयवांत मला एक निराळाच 
नियम दिसतो; तो माझ्या मनांतल्या नियमार्बरोबर लहून 
मला कैद करतो आणि माझ्या अवयवांतील पापाच्या 
नियमाच्या स्वाधीन करितो. २४ किती मी कष्टी मनुष्य ! 
मला या मरणाच्या देहापासून कोण सोडवील ? २५ 
आपला प्रभु येव. ख्रिस्त याच्या द्वारें मी. देवाचें उपकार- 
स्मरण करितो. ह्याप्रमाणे मी स्वतः मनाने देवाच्या नियमाचे 
दास्य करितो; आणि देहाने पापाच्या नियमाचें दास्य करितों. 
पवित्र आत्म्याप्रमाणे चालणे 
१ यावरून जे लिस्त येशमध्यें आहेत त्यांस 
€८ आतां दंडाज्ञा नाही. २ जो जीवनी आत्म्याचा 
-. नियम. त्यानें मला खिस्त येद्यमध्यें पाप व मरण 
यांच्या. नियमापासून मु'कत केटें. २ नियमक्षाक्ष देहस्वभा- 


वामुळें दुबेळ असल्याकारणानें जें. त्याला” असाष्य: तें 1 न 
साधण्याकरिता देवाने आपल्या पुत्राला. पापी- देह्मसारल्या 


। देहाने ब. पापाकरितां पाठविळें आणि देहांत -देडाशा- करून 


पापाचा 'मोड केला, ४ यासाठीं.कीं जे “आपण. देहस्वभा- 
वाप्रमार्णे नव्हे तर आम्म्याप्रमाणे .चालतो त्या आपणांमध्ये 
नियमशासत्रविहित आचरण पूर्णपणे व्हावे. ५ जे देहस्वभा 
वाचे आहेत ते देहिक गोष्टींकडे चित्त लावितात, आणि 
जे आध्यात्मिक मार्गानुसारी, आहेत ते आत्मिक गोष्टींकडे 
वित्त लावितात.. ६ देहाचें विंतन हे. मरण; आत्म्याचे 
चिंतन हें जीवन व शांति आहे; ७ कारण देहाचें चिंतन हॅ 
देवाबरोबर: वैर . आहे; तें देवाच्या . नियमशाक्ञाच्या 
अधीन नाहीं, . आणि त्यांच्यानें तसें. होववत नाही; 
८ ज़े देहाधीन: आहेत :त्यांच्यानें देवाला. संतुष्ट कर- 
वत नाहीं. ९ परंतु जर' देवाचा आत्मा. : तुम्ह्मंमध्यें 
वास कारितो त्तर तुम्ही देहाच्या अधीन. नाहीं, आत्म्याच्या 
अधीन आहां.. जर कोणाला ख्रिस्ताचा झात्मा मादी 
तर तो त्याचा :नांहीं.. १० जर ख्रिस्त तुम्हांमध्यें आहे तर 
पापामुळे जरी शरीर मेलेलें आहे, तरी नीतिमत्त्वा- 
मुळें. आत्मा जीवमय आहे. .११ ज्यानें येशला मेले- 
ल्यांतून उठविले. त्याचा आत्मा जर तुम्दांमध्यें वास 
करितो. तर ज्यानें ख्रिस्ताला मेलेल्यांतून उठविले . तो 
तुम्दांमध्यें वास ' करणाऱ्या. . आपल्या आत्म्याने तुमची 
मर्त्ये शरीरें जीवंत करील. 

१२ बंधुजनहो, आपण कुणी आहों, .. तरी देह- 
स्वभावाप्रमाणे बर्तावयाला देहस्वभावाचे %णी नाहीं; १३ 
जर तुम्ही देहस्वभावाप्रमाणें वर्ततां तर. तुम्ही मराल 
परंतु जर तुम्ही आत्म्याने शरीराची कर्मे मारून टाकितां 
तर जीवंत. राहाल, 


| देवाचे पुन्न 

१४ जितक्यांस देवाचा आत्सा चालवितो ते देवपुत्र 
आहेत; १५. कारण पुन: भीति बाळगावी. असा दास- 
पणाचा आत्मा तुम्हांस मिळाला नाहीं; तर ज्याच्या योगें 
आपण अब्बा, बापा, अक्षी हांक मारितों असा दत्तक- 
पणाचा आत्मा मिळाला आहे. १६ तो आत्मा स्वतः 
आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो की आपण देवाची 


. १७९ 


श० ८४१६-९४ 


रोमकरांस पत्र 





लेकरे आहो; १७ आणि जर टेंकरे तर अथोत्‌ 
वारीसहिं आहों, म्हणजे देवाचें वारीस, लिस्ताबरोबर 
एंकत्रांतील वारीस असे आहों; -भॉपण त्याच्याबरोबर 
वैभव भोगावे म्हणून त्याच्यासह दुःख भोगिर्तो तर 
आपण तसे वारीस आहों ; 

१८ तर मग आपल्यासॉठी जें गौरव प्रकट होणार आहे 
त्याच्यापुढें सांग्रत काळाची दुःखें कांहींच नाहींत असें मी 
आनितों. १९ सष्टिहि अत्यंत उत्कंठेने देवांच्या पुत्रांच्या 
प्रकट होण्याची अपेक्षा करिते. २० सि: व्यर्थतेच्या 
स्वाधीन झाली ती आपखुजीरने नव्हे, तर ज्यानें ती अज्ची 
स्वांघीन केली त्याजमुळें; २१ सष्टि स्वतः नश्वरतेच्या 
वाल्यांतून मुक्त होऊन तिला. देवाच्या ठेंकरांची गौरवयुक्त 
मुक्तता मिळेल, ह्या आहोने असे झालें. २२ आपल्याला 
ठाऊक आहे. की. संध सष्टि आजपर्यत. कन्हतं व वेदना 
भोगीत आहे. २२ इतकॅच केवळ नव्हे, तर ज्या आपणाला 
आत्म्याचे प्रथम. फळ मिळाटें आहे. ते. मपणाहि स्वतः 
दत्तकपणाची म्हणजे आपल्या शरीराच्या मुक्तीची वाट 
पाहत अंसता आपल्या ठायीं कण्हतों. २४ आपण आशा 
धरल्याने तरलों; आशा तर प्राप्त झालेल्याची नसते; जें 
भ्रात्त शाळे त्याची आज्या कोण करील १ २५ पण जें प्राप्त 
झालें नाहीं त्याची आशा जर आपण धरितों तर धीराने 
त्याची वाट पाहतो 
: २६. तसेंच आत्माहि आपल्या अश'क्प्गांत आपल्याल 
हातभार लावितो; प्रार्थना करावी. तशी करावयास आप- 
ल्याठा समजत नाहीं; पण. आत्मा स्वतः . अनिर्वाच्य 

आपल्यासाठी विनंति करितो; २७ आणि अंत- 
यौ पारखणाऱ्याला त्या आत्म्याचा ममोभाव काय हें 
ठाऊक आहे; कारण हा आत्मा पवित्र जनांसाठी देवाच्या 
अर्जीप्रमाणें विनंति करितो. २८ आपल्योलां ठॉऊक आहे 
कीं देवावर प्रीति करणार्‍्यांस म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणें 
बोलाविठेल्यांस सवे कांहीं त्यांच्या कल्याणार्थ सहकारी असें 
होतें. २९ कारण ज्यांच्याविषयींचें त्याला पूरवेह्ञान होतें 
त्यांनी आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणें बनावें म्हणून त्यानें 


त्यानें ज्येष्ठ असें व्हावें. ३० ज्यांस त्याने अगाऊ नेमून 
टाकिले त्यांस त्यानें. पाचारण केलें; ज्यांस पाचारण केलें 
त्यांस त्यानें नीतिमान ठरविलें; आणि ज्यांस नीतिमान 
ठरविलें त्यांचें त्यानें गौरव. केलें. 
देवाचे प्रेम 
३१ तर या गोष्टींवरून आपण काय म्हणावें १ देव 


आपणांस अनुकूळ असल्यावर आपणांला प्रतिकूळ कोण 


असणार १ ३२ ज्याने आपल्या पुत्रास राखून न ठेविता 
आपणां सर्वाकरितां त्याला दिलें, तो त्याजसहित आपल्याला 
सर्वे कांहीं कर्से देणार नाहीं १ ३३ देवाच्या निवडलेल्या 
लोकांवर दोषारोप कोण ठेवील १ नीतिमान ठरविणारा देव 
ठेवील काय १ ३४ दंडाज्ञा करणारा कोण जो मेल इत- 
कॅच नाहीं, तर मेलेल्यांतून उठविला गेल्य, जो देवा'च्या 
उजवीकडे आहे आणि आपल्यासाठी विनंति करितो, असा 
जो लिस्त येह तो करील काय? २३५ लित््ताच्या प्रीती- 
पासून आपल्याला कोण विभक्त करील? केश, आपत्ति, 
छळणूक, उंपासमार, नमता, संकट, किंवा तरवार हीं वेगळें 
करितील कायं १ ३६ असा शाखळेल आहेः 

तुझ्यामुळे आमचा वच सतत होत आहे; 

कापावयाच्या मेंढरांसारखें आम्दांस गणिळें आहे. ३७ 
नाहीं नाही; ज्यानें आपणांवर प्रीति केडी. त्याच्या योगें 
या सर्व गोष्टींत आपण विज्लेष विजयी आहों. ३८ माझी 
खातरी आहे कीं मरण, जीवन, देवदूत, अधिपति, वर्तमान, 
अगर भविष्य अशा गोष्टी, बले, २९ आकाश, पाताळ, 
किंवा कोणतीहि दुसरी स्ट वस्तु, लिस्त येद्य, आपला प्रमु 
याच्यामध्ये जी देवाची आपल्यावरील प्रीति आहे. तिच्या- 
पासून आपल्याला वेगळें करावयास समर्थ होणार नाही. 

इस्चाएळ लोकांचा अविश्वास पाहून पौलाला 
कळवळा येतो 


न १ श्री लिस्तामध्यें सत्य बोलतों, असत्य. बोलत 
९ नाहीं, माचे मनहि पवित्र आत्म्यामध्यें मजबरोबर 

साव्ठ देतें कीं..२ माझ्या अंतःकरणांत मोठा खेद व 
अखंड. वेदना आहेत. ३ कारण माझे बंधुजन म्हणजे 
देहसंबंधानें माझे गोत्रज ह्यांच्यासाठी मी स्वतः लिस्ता 


त्यांनां भगाळच नेमून टाकिले; ह्यांत हेतु हा की बंधुबगीत | पासून उत्वषट व्हावें, अश्ली इच्छा करावीशी वाटली; ४ ते 
क्टर 


रोमकरांसं पत्र 


अ० ९३४४-३० 





इल्लाएठी आहेत; त्यांस दत्तकपणा, शेश्वरी तेज, करारमदार, न र 
खदान, उपासना व वचनें हीं आहेत; ५ महान्‌ पूर्व 
जहि त्यांचे आहेत; व त्यांजपासून देहसंबंधार्न लिस्त 


आहे, तो सवांवर आहे; युगानुयुग धन्यवांदित देव. 


देवाने दिलेलीं वचने व्यर्थ झालेलीं नाहींत . 
६: देवाचे क्चन व्यर्थ झालें असें नाहीं, कारण इस्ा- 


रंळची संतति सरव इद्लाएठ नाहींत; ७ आणि ते अन्रा- 
हामाचे संतान आहेत म्हणून ते सर्व त्यांची मुलेंबाळें 
आहेत असें नाही, तर “इसहाकाच्या वंशाळा तुझें संतान 
म्हणतील; ८ म्हणजे देददवारें झालेलीं मुलेंबाळें देवाची 
सुंळेंबाळे आहेत असें नाही; तर वचनांची मुलेंबाळेंच 
संतान' अशी मोजण्यांत येतात. ९. कारण “ पुढें याच 
दिवसांत मी येईन तेव्हां सारेळा पुत्र होईल” हे. वाक्‍य 
बचनरूप आहे. १० इतकेच नव्हे, तरे रिबकाहि एंका- 


पासून म्हणजे आपला पूवेज इसहाक याजपासूनं गरोदर । 


राहिल्यावर, ११ मुळें अजून जन्मली नव्हतीं, वः त्यांनीं 
कांहीं बरेंवाईेट केलें नव्हतें तेव्हां, देवाचा जो संकल्प 
निवडणुकीने असतो, तो कर्मामुळें नव्हे, तर पाचारण 
करणाऱ्याच्या इच्छेने कायम राहावा म्हणून, १२ तिला 
सांगण्यांत आलें कीं“ वडील धाकठ्याची सेवा करील. 


१३ तसेंच “ मीं याकोबावर प्रीति केली, आणि एसावाचा | . 


द्वेष केला,” असाहि झाळळेख आहे; . :: 
. देव अन्यायी नाहीं. : 
१४ तर आपण काये म्हणावें £ देवाच्या ठायीं अन्याय 
आहे काय £ असें अगदीं नाहीं. १५ तो मोशाला म्हणतो, 
“मी ज्याच्यावर दया. करीन त्याच्यावर करीन, आणि 


अ्यत्व्यावर करुणा करीन त्याच्यावर करीन. ! १६ हें .तर ) म्हटळें 


इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नाहीं व घावणाऱ्याकडेहि ' नाही, 


तर दया करणारा देव याजकडे आहे. १७ झाखंछेख । नसते, 
फारोला असें सांगतो : “ याजेकरितां मीं तुला पुढें केलें. 
आहे कीं तुझ्यावर मीं आपला. पराक्रम दाखवावा आणि ' 


माझें नाम सवे पृथ्वोवर प्रख्यात व्हावे.” १८ यावरून तो 
ल त्याच्यावर दया करितो, आणि पाहिजे त्याला कठीण 





देव सवीधिपति आहे. वा 

- १९ ह्यावर तूं मला म्हणक्ील, तर मंग तो कां दोष 
खावितो £ त्याच्या संकल्पाला कोण आढ येतो १ २० हे. 
मोनवा, जो तूं देवाला उलटून बोलतोस तो तू. कोण 
आहेस १ घडलेली वस्तु घडणाऱ्याला, तू.-मला असें कां 
केळे, असें म्हणेल काय £ २१ एकाच गोळ्याचे एक पोन 
उत्तम कामासाठीं व एक हलक्‍या कामासाठी .कसवें. असा 
कुंमाराला मातीवर अधिकार नाहीं काय २२ आपला 
क्रोध दर्शवावा व आपलें * सामर्थ्य व्यक्त करावें -असें. 
देवाच्या मनांत असल्यामुळें नाशासाठी. सिद्ध -झालेल्या 
क्रोधाच्या पात्रांचे मोठ्या. धीरानें त्यार्ने जर सहन केलें, 
२३, २४. यासाठीं कीं न्या. आपल्याला यहूद्यांतून केवळ 
नव्हे तर विदेशी लोकांतूनहि पाचारण झालें, त्यांजविषयी. 
म्दणजे . त्यानें पूर्वी गौरव करण्यासाठीं सिद्ध. केळेल्या 
दयेच्या पात्रांबिषयीं आपल्या गौरवाची विपुलता; कळवावी, 
असें असळें, तर. काय १-२५ तो होशेयाच्या पुस्तकांत 
हेहि म्हणतो, 

जे माझे लोक नव्हत त्यांस मी आपले लोक म्हणेन 

आणि जी प्रिय नाहीं. तिळा-प्रिय म्दणेन - 
२६ आणि असें होईैक'कीं तुम्ही माझे लोक नव्हा. असें 
जेथे म्हणत - 

वेथें त्यांस जीवंत. देवाचे. पुत्र असें म्हणतील, ... 
२७ यशयानेंहि इत्नाएलाविषयीं उच्च वाणीनें असे ' उठ्वार 
काढले आहेत: जरी “इस्लाएल लोकांची संख्या सयुद्राच्यां 
वाढूसारखी : आहे, तरी. शेष मांत्र - तारण पावेल; . २८ 
कारण प्रसु आपलें वचन आटोपर्ते घेऊन व समाप्त करूने 
पथ्वीवर सिद्धीस नेईल. २९. त्याप्रमाणें यशयानें पूर्वीहि 


. जरु.सेनाधीश. प्रभूने आम्दांसाठी बीज राह. दिळें 


तर आम्ही सदोमासारखे झालों असतों, 
: .. च गमोऱ्याप्रमाणें बनलो असतो. 
- . सीतिमत्त्व भात न होण्याचं कारणा 
३० तर मय भापण काय म्हणावें ३ असें कीं जे 
विदे्ती. लोक नीतिमत्त्वाच्या मागे. लागळे नव्हते त्यांस 


9 


१८१ 


अ० विडी, ष्र १ः२ 


रोमकरांस पत्र 





नीतिमत्त्व, म्हणजे जें नीतिमत्त्व विश्वासद्वारे आहे तें, प्राप्त 
आरे; ३१. परंतु इत्लाएल लोक नीतिमत्त्वाच्या ;नियमा 
मागे लागळे' होते तरी ते त्या. नियभापर्यंत जाऊन-पोहे- 
चळे नाहींत. ३२ कां नाहींत £ कारण विश्वासाने नव्हे, 
तर कर्मानी काये होईल असें समजून ते त्याच्या मागें 
लागळे. त्याश्र ठेच लागण्याच्या धोंब्याची ठेच लागली. 
: ३३ असा शास्त्रळेख आहे. न 


पाहा, मी सीयोनांत ठेंच लागण्याचा धोंडा व. अड- 


खळण्याःचा. खडॅकं ठेविती; त्याजवर जो विधास ठेवीळ तो 
कंजीत होणार नाही. 
' - :: पै-ंघुंजनहो, त्यांच्याविषयी माझी अनीषा व 
6. देवोजवळ विनंति. अक्षी आहे की त्यांचें तारण 
| विहान ५: इहिर्नि. २ मी त्यांजविषयी ' साक्ष -देतो की; त्यांस 
शॉविवर्यी झास्था आहे, परंतु ती दुधा धझाठली भंडुव्हले 








मीतिमत्त्व आवरितो तो त्यांने बांचेल; € परंतु विश्वासाने | 


जै-जीतिमत्व. ते म्हणते: * तू आपल्या ममोत म्हणूं नको 





नोहिमत माजे अ हल वना ६ य जह य ळत कय नक न्याय 


एकच असून जे त्याचा .घावाःकरितात त्या : सर्वास पुरवठा 
करण्याइतका तो संपन्न आहे; १३ : जों कोणी प्रभूचे 
नाम घेऊन त्याचा घावा --करील. त्याचें तारण होईल. ? 
१४-तर ज्याच्यावर त्यांनीं विश्वास ठेविल्या नाहीं त्याचा 
धावा . ते कसा करितील 2 ज्याचें त्यांनी ऐकले नाहीं 
त्याच्यावर ते विश्वास कसा ठेवितील १ घोषणा. करणाऱ्यां- 
वांचून ते कसे ऐकतील £? १५ आणि ज्यांना पाठविलें 
नाही, . ते कशी घोषणा करितील £ '* चांगल्या गोष्टींची 
सुवातो. सांगणाऱ्यांचे ..चरण किती. मनोरम दिसतात! 
असा-शाझंेख आहे. 
>१६ तथापि सुवार्तेकडे सर्वानी लक्ष दिळें. असें. नाहीं. 
यहया म्हणतो; “ हे प्रभू , आम्हीं . ऐकलेल्य़ा वार्तेवर कोणी 
ठेविला*आहे १ ?..१७. याप्रमाणें विश्वास बा्तने व 


, वातो लिंस्ताच्या वचनाने होते, १८ पण मी विचारितों 


चर 


रोमकरांस- पत्र 


अ० १९११२-२ेट 





होले स्याःआपल्या लोकांस त्यानें टाकिळें नाहीं. एलीयाच्या 
प्रकरणांत झार काय म्हणते हे तुम्हांस ठाऊक नाहीं काय? 
तो इल्लाएलाविरूद्ध देवाजवळ विनंति करितो: ३ 'हे प्रभू, 
त्यांनी: सुझ्या. संदेट्यांस जिवें मारिले, तुझ्या वेद्या. खणून 
माढिल्य£ मी. प्रकटाच राहिलो आहे; आणि माझाहि प्राण 
घ्यावयास ते पाहतात; ' ४ परंतु: देवाचें उत्तर त्याला काय 
मिळालें १ “ ज्यांनीं बालमूर्तीपुढें गुडघे टेकले नाहींत, अशीं 
सात हजार मनुष्ये मीं आपणासाठी ठेविलीं आहेत.” ५ 
तर्सेच आतांहि कृपेच्या निवडीप्रमाणे शोष राहिळें आहे; ६ 
आणि जर हें कृपेनें आहे तर कमानी नाहींच; असलें तर 
कपाहि कृपाच नाहीं. ७ तर काय? जें सिळविण्यासाठीं 
शत्लाएहळ खटपट करीत आहे तें त्यास मिळालें. नाहीं; 
निवडलेल्या लोकांस मिळालें आणि वरकड बघिर झाले. ८ 
“दवेवानें त्यांस आजच्या दिवसापर्यंत धुंद बुद्धि, दिसूं न 
दैणारे डोळे, व ऐकूं न येऊं देणारे कान दिले,? या शातत्र- 
ठेखाप्रमाणे झाटे. ९ दावीदहि म्हणतो, 
:.. त्यांचे मेज त्यांस फास, “पळा, अडखळण व 

१० त्यांस दिसूं बये म्हणून 

त्यांचे डोळे अंधकारमय होवोत, 

आणि तूं त्यांची पाठ सतत वाकीव. : 

११ तर मी बिवारितों, आपलें पतन व्हावें म्हणून ते 
अढखळलळे काय ६ असें अगदीं नाहीं. तर त्यांस इेष्यी 
उत्पन्न हेण्यासाठीं त्यांच्या उल्लंघनानें विदेशी लोकांस तारण 
श्राप्त झालें आहे. १२ आतां त्यांचें उंधन हें जर जगाची 
संपत्ति, आणि त्यांचा ऱ्हास हा जर बिदेश्ी लोकांची 
सघनता आहे; तर त्यांचा भरणा झाल्यास ही किती तरी 
अधिक होईल £ 
बिदेशीयांचा उद्धारकलम लावण्याचे उदाहरण 

१३ तुम्हां बिदेज्ञी लोकांस मी हें सांगतो: ज्या अर्थी 
मी बिदेशी लोकांचा प्रेषित आहें त्या अर्थी मी आपल्या 
सेवेला मोठेफ्णा देतों; १४ यासाठीं कीं कसेंहि करून 
माझ्या जातभाईमध्यें देष्या उत्पन्न करून त्यांच्यांतील 
किंत्येकांस तारावे. १५ कारण त्यांचा त्याग झाल्यानें 


स्येंतून जीवंत होणें गाबिवाय काय असेल 2 १६. प्रथम 


' विभाय पवित्र ठरल्यास कणकेचा गोळाहि तसाच. ठरेल; 


आणि मूळ-पवित्र, तर फांद्याहि पवित्र आहेत. १७ आतां 
जर कांहीं फांद्या तोडून टाकिल्या, आणि--तूं रानजेतून 
असतां त्यांच्या जागीं कलमरूपें लाविला गेलास व अतु- 
नाच्या. पौष्टिक मुळाचा भागीदार झालास; १८ तर कांद्यां- 
हून मी अधिक आहे अशी बढाई करूं नको; करशील: तर 
मुळाला आधार तूं नाहींस, मूळ तुला: आधार आहे (हें 
लक्षांत ठेव ). १९ तूं म्हणशील कीं. माझे कलम लावावें 
म्हणून फांद्या तोडून टाकिल्या... २० बरें; अविश्वासासुळें 
त्या तोडून टाकिल्या आणि विश्वासाने तुझी स्थिति अशी 
झाली; तर अहंकारी न. होतां भीति बाळग: २१ कारण 
जर देवाने मूळच्या फांद्या राखिल्या नाहींत तर तो तुलाहि 
राखणार नाहीं. २२ देवाची दया 4 तीन्ता पाहा; पतन 


. झालेल्यांविषयीं तीव्रता आणि 'तुजविषयीं देवाची दया; 


पण तू त्याच्या दर्येत राहशील तर; नाहीं तर तूंहि छेदून 


. टांकिला जाशील; २३ आणि ते. अविश्वासांत न राहिले 


तर तेहि कलमरूपें लावण्यांत येतील; कारण.- त्याचें पुनः 
कलम :रावष््यास देव समर्थ आहे. २४ जें मूळचें रानटी 
झाड अशा रानजैतुनांतून कापून चांगल्या जैतुनांत स्ट 
क्रम सोडून तुझें कलम लाविलें, तर ह्या ज्या. त्याच्या 


मूळच्याच फांद्या:त्या .झापल्या जैतुनांत, किती अगत्यातें 


कलम लावण्यांत येतील-£ 
सर्वीवर दया करणें. हा देवाचा अंतिम हेतु माहे 
२५ बंधुजनहो, तुम्ही. आपणांला शाइणे समजूं नये 
म्हणून या गूजाविषयीं तुम्ही अजाण. असावें अशी माझी 
इच्छा नाहीं; तें हें कीं बिदेशी लोकांचा भरणा आंत होईपर्यत 
इस्राएह लोक अंशतः अधिर झालेले. आहेत; २६ नंतर 
सवे इस्लाएल लोकांचें तारण होईल; असा शाक्लळेख आहे: 
मुक्त करणारा सीयोनांतून येईल; 
ततो याकोबापासून अधर्म दूर करील; 
२७ जेव्हां मी त्यांचीं पापे हरण करीन 
तेव्हां त्यांजबरोबर हाच माझा करार आहे. 
“२८ तुमच्या बाजूनें पाहतां सुवातेसंबंधार्ने ते शु 


अग्याचा समेट होतो तर त्यांचा स्वीकार झाल्यानें स्ताब- । आहेत; परंतु निवडणुकीच्या संबंधानें पूर्वेजांसुळें प्रिय 
क्टर 


अ० १शरश्का 
आहेत. २९ कारण' देवाला आपल्य़ा कृपादानांचा व पांचा 


रोमकरांस पत्र 


दान देणारानें निष्काम बुद्धीने द्यावें; अधिकाऱ्याने भापळे 


रणाचा अनुताप होत नाहीं: ३० असें पूर्वी तुम्ही. देवाची | काम आस्थेने करावें; दया. करणारानें ती संतोषार्नि करावी. 


अवद्चा करीत होतां; परंतु आतां तुम्हांस . त्यांच्या आह्ञा 
भंगाने दया प्राप्त झाली आहे, ३१ त्याप्रमाणे तुम्हांवरील 
देने त्यांनाहिं आतां दया प्रांत व्हावी म्हणून त्यांनी आता 
आहेमिंगं केला आहे. .३२ सर्वांवर॑”दं्यी कसवी म्हणून 
देवानेःसंवीस आद्ञाभंगांच्या स्वाधींने केल्म ठेविलें आहे. 

३३ अहाहा, देवांची संपत्ति,  बुदिं वं हाने हीं “किती 
अंगाषे आहेत !. त्याचे संकल्प किती दुर्ज्.ेय .आणि त्याचे 
मागः किती अनुपलक्ष्य आहेत ! ३४ ' प्रभूर्ये: मन' कोणी 
भोळखर्ळे 'आणिं त्याचा मंत्री कोण होता १.२५ त्याळा 
ग्रथम देऊन त्याची फेड मिळेळ असा कोण आहे. ' २६ 
त्यांजपासून, त्याच्या द्वारें व तदर्थ सर्ब आहे. 

त्याळा युगानुयुग गौरव असों. अभेन. 

'नवीन जीवितक्रम 

___ * १योत्तंव्‌ बंधुजनहो, मी देवाच्या करेणांमुळें 

५ ९ तुल विनवितो कॉ तुम्ही आपल्या शरीराचा 
जीवंत? पवित्र व देवाला प्रिय असा. यज्ञ करवा; 

ही तुंमंची आंघ्यात्मिक सेवा आहे. २ या युंगबेशेंबर संम* 


रूप. होऊ :नंका; “तर आपल्या मनाच्याः: 'नवींकरणेनि 


स्वतःचे रूपांतर होऊं'द्या, -यासांठीकीं देवाची भी. उत्तम. 


ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा, ती- काये आहे हे समजून ्यॅनिं.- 
- :| तूं. त्याच्या मस्तकावर ! निखाऱ्यांची रास करिशील, ' असे 


आध्यात्मिक दानांचा योग्य उपयोग 

३ मला प्रात झालेल्या कृपादानावरून मी तुम्हांतील 

- प्रत्येकाला सांगतों. की .मानोवयास योग्य त्यपेक्षा स्वतःला 
अधिक भानू नका; तर देवार्ने प्रत्येकोला वाटून दिलेल्या 


'बरेश्वासाच्या - परिमाणांप्रमाणे' मर्योदेने: आपणांला माना, ४ 


कारण जसे आपणांला एक शरीरं असून त्यांत पुष्कळ 
अवयव आहेत, तरी 'त्या.:सर्वे अवयवांचा व्यापार एकच 
नाहीं, ५ तसें आपण ल्िस्तामध्ये एकच शरीर आणि प्रत्येक 
शॅकमेकांचे अवयव असे आहों,. ६ आपल्याला प्राप्त 
झालेल्हा कृपेच्या मानानें निरनिराळीं कृपादार्ने आहेत, 
म्हणून इशरी- संदेश देणें तो विश्वासाच्या परिमागानें द्यावा; 
सेवा करिंतांना सेवेंत तत्पर असावें; जो शिक्षक आहे त्याने 
शिक्षण देष्यांत,< बोध करणारानें बोब.करण्यांत तत्पर असार्वे; 


जीवितक्रमाचे नियम 
* ९ प्रीति ढोंगावांचून भसावी. वाइटाचा वीट मानणारे; 
बर्‍याला न्िकडून राहणारे; १०. भमतेनें एकमेकांवर बंधु- 
प्रीति करणारे;:-आदरसत्कार. करण्यांत एकमेकांमध्ये पुढाकार 


घेंगारे; ११ आस्येविषयीं मंद नसणारे; आत्म्यात उत्सुक; 


प्रभूची सेषा करणारे; १२ आशेने हर्वित;. संकटांत सहन- 


झील; प्रार्थनेत तत्पर; १३ पवित्र जनांच्या गरजा भागवि. 


णारे; आतिथ्य करण्यांत तत्पर; असे व्हा. १४ तुमचा छळ 
कंरणाऱ्यांस आशीवाद द्या, आशीवोदच द्या, शाप देऊं नका 

१५ आनद करणाऱ्यांबरोबर आनंद करा; आणि रड्णा- 
ऱयांबरोबर रडा, १६ परस्पर एकचित्त असा, मोठमोठ्या 
गोष्टींवर चित्त ठेवू. नका, तर लीनतेच्या गोष्टींनी ओढले जा.. 
आपणांला शहाणे समज नका. १७ वाइटांबद्दल वाहेट अशी 
कोणाची फेड करूं नका. सवे मनुष्यांसमक्ष सात्विकपणा 
राखण्याकडे लक्ष. ठेवा, १८ साधेल तर सवे. मनुष्यांबरोबर 
आपणाकडून शांतीने राहा, १९ प्रिंय बंधूंनो, -सूंड उगवू 
नका, तर देवाच्या क्रोधाला वाट द्या; कारण * सूड' घेणें 
मजकडे आहे, मी फेड करीन, असें प्रमु म्हणतो. २० 
तुझा शत्रु भुकेला असल्यास त्याला खावयाला दे; तान्हेला 
असल्यास त्याला प्यावयाला पाणी दे; कारण असें केल्यार्ने 


आाल्लळेखं आहेत. २१ वाईैटानें जिंकला जाऊं नको तर 


| बऱ्या वाइटाला [जेक. 


अधिकाऱ्यांच्या आज्ञापालनाबाबत सूचना 

१ प्रत्येक जणानें वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस मान्य 

१ ४ असारके; कारण देवासासून नाहीं असा अधिकारच 
नाहीं; जे अधिकारी आहेत ते देवानें नेमिलेछे 

आहेत. २ यास्तव जो अधिकाराला आढ येतो तो देवाच्या 
व्यवस्थेस आड येतो; आणि आड येणाऱ्यांस दंड प्राप्त 
होईल. ३ चांगल्या कामास अधिकाऱ्यांची भीति आहे असें 
नाहीं. तरे वाईट कामास आहे. तर अधिकारांची भीति 
नसावी अक्षी तुझी इच्छा आहे काव? योग्य ते कर म्हणजे 
त्याच्या योगें तुझी वाहवा होई; ४ कारण तुझ्या हिता- 


4ढड 


रोमकरांस पत्र 


अ० १३:४-१४:१५. 





सांडी तो.देवाचा सेवक आहे; कश क्व स र न्न चय 


३ जो खातो त्याने न खाणाऱ्याला. तुच्छ मान नये, जो 


त्याची भीति. बाळग; कारण तो तरवार व्यर्थ धारण कर- खात नाहीं त्यानें खाणाऱ्याला दोषी ठरवूं नये; कारण 
णारा 'बव्हे;: तर क्रोध दाखविण्याकरितां वाईट. करणाराचा । देवाने त्याचा स्वीकार केला आहे. ४ दुसर्‍याच्या चाकराला' 
सूड घेणारा असा तो देवाचा सेवक आहे. ५. यास्तव | दोषी ठरविणार तूं कोण आहेस त्याचें स्थिर राहणें किंवाः 
क्रोधामुळें केबळ नाहीं, तर मनाच्या विवेकामुळें आज्ञेंत | पतन होणें हे. त्याच्या धन्याचें पाहणें आहे.. त्याला. स्थिर 


राहर्णे अगत्य आहे. ६ या कारणास्तव तुम्ही करहि देतां; 
कारण ते देवाची सेवा करणारे आहेत, व ते याच. सेवेंत 
तत्पर असतात. ७ ज्यांचें देणें त्या सर्वाला भरून द्या; 
ज्याला कर त्याला कर, ज्याला जकात त्याला जकात, ज्याला 
भय त्याला भय, ज्याला- सन्मान त्याला सन्मान द्या. 
बंघुभ्रेम . ढ 
८ एकमेकांवर प्रीति करणें याव्रिवाय कोणाचे कणी 
असूं नका; कारण जो दुसऱ्यावर प्रीति करितो तो नियम- 
शाल्ञ पुर्णपणे पाळितो. ९ व्यभिचार करू नको, मनुष्यहत्त्या 
करूं नको, चोरी करूं नको, लोभ धरूं नको, या आज्ञांचा 
आणि दुसरी काही आह्ञा. असली. तर तिचाहि सारांश, 
* जक्षी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर, ? 
ग्रा वचनांत आहे. १० प्रीति शेजाऱ्याचें कांहीं -वाईेट 
करीत नाहीं म्हणून प्रीति ही नियमशाक्र पूर्णपणें पाळणे आहे. 
आगमन 
११ समय ओळखून हें करा, कारण तुम्हीं आतां श्षोपें- 
वून उठावे अशी वेळ आली आहे; आपण विश्वास ठेविला 
तेव्हांपेक्षां तारण आतां आपल्याजवळ आठे आहे. १२ 
रात्र सरत येऊन दिवस जवळ आला आहे; म्हणून 
आपण अंधकाराचीं कमें टाकून द्यावी, आणि प्रकाशाची 
शतत्रसासुभ्री धारण करावी. १३ दिवसाढवळ्यां. साजेल 
असें आपण किष्टाचारानें चालावें. दंगलांत व मद्याच्या 
धुंदीत, विलासांत व कामासक्तींत, कलहांत ब मत्सरांत 
नसावें; १४ तर तुम्ही प्रभु येद्य लिस्ताला परिधान करा, 
आणि देहवासना तृप्त करण्यासाठीं तरतूद करू नका. 
विश्वासांत वुर्बळ असलेल्यांशीं सहिष्णुता 
१ जो विश्वासाने दुर्बल त्याचा स्वीकार करा, 
५ ७४ तरी विकल्पांच्या निर्णयांकरितां नका. २ कोणा- 


करण्यांत येडेल; कारण प्रभु त्याला स्थिर करण्यास समर्थ 
आहे. ५ कोणी मनुष्य एकादा दिवस दुसऱया. दिवसापेक्षा 
अधिक मानितो; कोणी सर्व दिवस सारखे मानितो. तर 
प्रत्येकाने आपल्या - मनाची पूर्ण खातरी करून घ्यावी. 
६ जो दिवस पाळितो तो प्रभकरितां पाळितो, आणि. 
जो खातो तो 'प्रभूकरितां खातो;. कारण तो देवाचें उप- 
कारस्मरण करितो; जो खात नाहीं तो प्रभूकरितां खात 
नाहीं आणि तोहि देवाचें उपकारस्मरण करितो. ७ कारण 
आपल्यांतील कोणी स्वतःकरितां जगतः नाही, आणि कोणी 
स्वतःकरितां मरत नाहीं. ८ आपण जगतों ते प्रभूकरितां 
जगतों; आणि आपण मरतो ते प्रभूकरितां मरतों; म्हणून 


'आपण जगलो किंवा मेलो, तरी प्रभूचे आहों; ९ लिस्त 


यासाठीं खृत्यु पावला व पुनः जीवंत झाला कीं त्यार्ने 
मेलेल्यांचा व जिवंतांचाहि प्रभु असावें. १० तर तूं आपल्या 
भावाला दोषी कां ठरवितोस? किंवा तू. आपल्या भावाला 
तुच्छ कां मानितोस? आपण सवे देवाच्या न्यायासनासमोर 
उभे राहावयाचे आहों. 

११ कारण 

प्रभु म्हणतो, जर मी जीवंत आहें 

तर मजपुढें प्रत्येक जण गुडघा टेकील, 

व प्रत्येक जिव्हा देवाचें स्तवन करील, . 
असा शाख्रठेख आहे. १२ तर मंग आपणांतील प्रत्येक: 
जण स्वतःचा हिशेब देवाला देहेल. 

१३ ह्याकरितां आपण यापुढें एकमेकांला दोषी ठरवू 
नये; तर असें ठरवून टाकावें कीं कोणी आपल्या भावापुढें 
कांहीं ठेचाड किवा अडखळण ठेवूं नये. १४ मला ठाऊक 
आहे, आणि प्रभु येश्वमध्ये माझी खातरी आहे, कीं 
कोणताहि पदार्थ मूळचा निषिद्ध नाहीं; तथापि असुक पदार्थ 


एकाचा किधास असा आहे कीं त्याला कोणतेंहि | निषिद्ध आहे, असें समजणाऱ्याला तो निषिद्धच आहे. १५. 
खाणें निषिद्ध नाहीं, परंतु जो दुर्बळ तो ज्ञाकभाजीच खातो. । तुझ्या भावारा अभामुळें दुःख झाळें तर ते. प्रीतीर्ने 
* ६८५ 


झ० १४:१५-१५१९ 








वागतनासा झॉला आहेस. ज्यासाठी शिस्त मॅश्ण पावला 
त्यांचा नाश' आपल्या अंन्नानें कॅश नको. १६ जें. तुम्हांमध्ये 
उत्तम आहे.त्याची निंदा होऊं नये. १७ खाणें व-पिर्णे-्यांत 
देवाचे राज्य नाहीं, तर नीतिमत्त्व,* शांति: वे “पवित्र 
आत्म्याच्या द्वारा मिळणारा आंद ह्यांत आहे. १८. अश्या 
अकारें जों ख्रिस्ताची सेवंः करितों तों देवाळा' प्रिय व 
मनुष्यास पसंत आहे. १९ तर मग जेणेकरून शांति व 
परस्परांची अभिंग्रद्धि होईल अंशा गोष्टींच्या भागे आपणे 
लांगार्वे. २०अन्नामुळें देवाच्या कामाचा मोड करूं नका. 

सव पेंदार्थ शुद्धच आहेत; परेतु जो खाण्यामुळे अड- 
खळंतो त्याला तें पाप आहे. २१ मांस न खाणे, द्राक्षारस न॑ 
.. पिणे, आंगिं जेणेंकल्न तुझा भाऊ ठेवाळतो. [ किंवा 'अंड- 


खंळतो अगर अशक्त होतो ] त॑ न करणें हें चांगले. २२ "| 


ज्यार्ला स्वतःचा न्यायनिवाडा करावा लागत नाहीं तो धन्य 
२३ पण संशय घरून जो खातो तो दोषी ठरतो, कारण 
त्याचें खाणे विश्वासार्ने होत नाहीं; आणि जें कांहीं विश्वा- 
सार्ने नाहीं तें पाप आहे. 

१ आपण जे सबळ आहों त्या आपण दुबे 


११९ ळंची दुबेळता सोबिली पाहिजे; आपल्याच |. 


सुखाकडे पाहूं नये. २ आपल्यांतीलं प्रत्येकाने 
शेजाऱ्यास सुखी करणें ते त्याचें बरें करून अभिद्द्धि 
होण्यासाठीं करावें. ३ कारण' ख्ित्तार्ने तरी स्वसुखाकडे 
पाहिलें नाहीं; तर “ तुझी निंदा करणाऱ्यांनी केळेली निंदा 
मजवर आली, या शात्रलेखाप्रमार्णे शाळे. ४ जें कांहीं 
झाल्षांत पूर्वी लिहिलें तें सवे आपणांस शिक्षण (मिळण्या- 
करितां लिहिलें, यासाठीं कीं शाक्रांपांसूनं मिळणाऱ्या संहन 
शीलतेच्या व समाधानाच्या योगें आपल्याल आशा प्राप्त 
व्हावी. ५ आतां सहनशीलता दाखविणारा व॑समाघान 
देणारा देवं असें करो कीं लिस्ते * येझयय़मार्णे तुम्ही परस्परे 
"एकचित्ते व्हावे, ६ यासाठी कीं आपल्या प्रसु येश्व. लिस्ताचा 
पिंता. जो; देव याचें एकंमतानें व एकमुखाने तुंम्ही गौरव 
करावें. 3 जसा ल्रिस्तार्ने देवाच्या गौरवांकरिता आपा 
स्वीकार केला, तसा तुम्हीही एकमेकांचा स्वीकार करा. 





८,९मी असें म्हणतों कीं देवाच्या सत्याकरितां म्हणजे पूर्व- 

जॉस दिलेलीं वचनें खरी करण्याकरितां, आणि. विदेझी 

लोकानी त्याच्या दयेसुळें देवाचें गौरव करावें याकरितां, 

ख्विस्तः सुंता झालेल्या लोकांचा सेवक झाला; ॥ 
* यास्तव विदेशी लोकांमध्यें मी तुझें स्तवन करीन, 

व सुझ्या नामाचें स्तोत्र गाईन, 

असा शास्त्रठेख आहे. 

बिदेंड्यांनो, त्याच्या प्रजेंबरोबर जयजयकार करा, 

असा एक लेख आहे. व 
११ सवे विदेश्यांनो, परमेश्रंराचें स्तवन करा; 

आणि सवे लोक त्याचे स्तवन करोत, 

असेंहि झाल्ांत सांगितलें आहे. 

१२ आणखी; यशया म्हणती, 
इंश्ञांयाचा धुमारा फुटेल, 
तो विंदेऱ्यांवर अधिकार करावयास उभा राहील 
“' त्याजवर विदेशी आह ठेविती, । 

१३. आतां ' आशेचा देव तुम्हांस विश्वास धरण्यांत 
सवेथैव हर्षभरित व॑ शांतिपूर्ण करो, असें कीं तुम्हांला 
पवित्रे आत्म्याच्या. सांमभ्यार्ने विपुल आझा प्राप्त व्हावी. 
पौलाला प्रदास्तपणाने लिहिण्याचं कारण 
:वे* बंधुजनंहो, तुम्ही चांगुलपणानें भरलेले, सवे ज्ञान- 
संपन्न व एकमेकांस बोध करावयाला समर्थ आहां अक्षी 
तुम्हांविषयीं मला स्वतःची खातरी आहे; १५ त्तरी देवा- 
पासून मला प्राप्त झालेल्या कृपादानामुळें मीं तुम्हांला 
आटवेंण देऊन ठिकठिकाणीं विशेष प्रदास्तप्णे लिहिलें आहे; 
१६ तें कृपादान असें कीं मीं विदेऱ्यांसाठीं देवाची सुवाता 
सांगणें हें थाजकपण चालवीत लिस्त येशूची सेवा. करणारा 
व्हावे; यासाठीं कीं विदेशी लोक हें अपेण, पवित्र आत्म्याने 
पवित्र केलेलें व सुम्राह्य व्हावे. १७ यावरून देवाच्या 
संबंधाने ख्रिस्त येशंविषयीं मळा अभिमान आहे. १८, १५९ 
ख्रिस्ताने माईंया हातून न. घडबिलेळें असें कांहीं सांगण्याचें 
घाडस *मी करणार नाहीं; तर त्यानें विदेक्ली लोकांची 
मान्यता मिळविण्याकरिता. माझ्या शब्दांनी. व कृतीरनी, 
चिन्हें व अद्धर्ते ह्यांच्या सामर्थ्याने, पवित्र आल्म्याच्या 
सामध्याने जें जें घडविले तेंच सांगतों; तें असें कीं 


१८६ 


रोमकरास पत्र 


अ« १५:१९-१८:१५ 





सुवाती पूंणेप्णे सांगितली; २० आणि दुसऱ्याच्या पायावर 
सचूं- नये म्हणून, ज्या ठिकाणीं ल्लिस्ताचें. नाम घेतात तेथे 
नाहीं, 
२१ ज्या लोकांस त्याची वातो सांगितली नाहीं 
ते पाहतील 
ज्यांनीं ऐकली नाहीं ते समजतील 


ह्या झाखळेखाप्रमाणें सुवात सांगण्याची माझी होस होती. 


पुढील बेत 

२२ यामुळें मला. तुम्हांकडे येण्यास बहुतः वेळां 
अडथळा झाला; २३ परंतु आतां या प्रांतांत मळा ठिकाण 
राहिळें नाहीं, आणि मला पुष्कळ वर्षे तुम्हांकडे येण्याची 
उत्कंठ आहे, २४ म्हणून मी स्पेन देशांत जाईन, तेव्हा 
येईन ( कारंण ) तिकडे जातांना तुम्हांस भेटावे. आणि 
तुमच्या संमारगमाने काहीसे मन भरल्यावर तुम्ही मला 
तिकडे' बोळवार्वे अशी माझी इच्छा आहे ); २५ सध्यां 
तर मी पवित्र जनांच्या सेवेंतच यरुशलेमास जातों. २६ 
कारण यरुळलेमांतील पवित्र जनांतल्या गोरगरिबांसाठी 
भासेदोनिया व अखया यांनीं वगणी करण्याची मेहरबानी 
केली आहे. २७ त्यांनीं मेहेरबानी. केली तरी ते त्यांचे 
क्षणी आहेत; कारण विदेशी लोक त्यांच्या आध्यात्मिक 
गोष्टींचे अंशभागी झाले आहेत, म्हणून ऐहिक गोष्टींत 
त्यांची सेवा करण्यास ते त्यांचे कणी आहेत. २८ यास्तव 
त्यांस ही फलप्राप्ति करून देऊन कार्ये आटोपल्यावर मी 
तुम्हांला भेटून स्पेन देशांत जाईन; २९ आणि.जेव्हां मी 
तुम्हांकडे येईन तेव्हां ख्रिस्ताचा पूर्ण आशीर्वाद घेऊन 
येईन हें मला ठाऊक आहे : 

३० बंधुजनहो, आपल्या प्रभु येद्य: ख्रिस्तासुळें_व 
आल्म्याच्या :प्रेमामुळें मी तुम्हांस विनंति करितों कीं 
'मजसाठीं देवाजवळ प्रार्थना करण्यांत .मजबरोबर खटपठ 
करा; ३१ यासाठीं कीं यहूदीयांत जे अशभ्रद्धावान. इसम 
आहेत त्यांजपासून माझी सुटका व्हाबी, आणि यरुशलेमा- 
साठीं माझी जी सेवा ती पवित्र जनांस सान्य व्हावी; 
३९ अशी कीं मीं देवाच्या इच्छेने तुम्हांजवळ आनंदाने 
येऊन तुम्हांबरेबर विश्रांति घ्यावी. ३३ आतां शांतीचा 


आसपास. मीं ल्रिस्ताची । देव तुम्हां सर्वांबरोबर असो. आमेन 


पौलाचे मित्रमंडळीला नमस्कार 

१ किंलियांतील मंडळीची सेविका म्हणजे 
१६, आपली बहीण फीबी इची. मी तुम्हांस ओळख 
करून देतों; २ यासाठीं कीं तुम्ही पवित्र जनांस 
योग्य असा तिचा प्रभूमध्यें स्वीकार करावा, आणि ज्या 
कोणत्याहि कामांत तिला तुमची गरज लागेल त्यांत तिला 
साहाय्य करावें; कारण ती स्वतः पुष्कळ जणांची -व॑ 

माझीहि साहाय्यकारिंणी अशी टरूनं चुकली आहे. 
-३ ख्रिस्त येशसघ्यें माझे सहकारी, प्रिस्क व अक्किला 
यांस संलाम सांगा; ४ त्यांनीं तर' माझ्या जिंवाकरितां 
झोपेला जीव धोक्यांत घातला; त्यांचे आभार केवळें मीच 
मानितों असें नाहीं, तर विदेशी लोकांच्या सवे मंडळ्याहि 
मानितात. फु जी मंडळी त्यांच्या घरीं आहे विलाहि. सलाम 


. सांगा. माझा प्रिय अपैनत ह्याला सलाम सांगा; तो लिस्ता- 


साठीं आसिया देशाचें प्रथमभ' फळ आहे. ६ मरीयेस 
सलाम सांगा; तिनें तुम्दांसाठीं फार श्रम केळे आहेत. 
७ माझे नातलग व सोबतीचे बंदिवान अंद्रोनीक व युनिया 
यांस सलाम . सांगा; ते भ्रेषितांमरध्यें नामांकित आहेत व 
माझ्यापूर्वीच ख्रिस्तामध्यें होते. ८ प्रभूमध्यें माझा प्रिय 


आंण्रियात याला सलाम सांगा. ९ स्िस्तामध्यें आमचा 


सहकारी उर्बीन व माझा प्रिय स्ताखु यांस संळाम सांग, 
१० ख्रिस्तामध्यें .पटछेला :अपिछ्ठिस याला सलाम सांगा. 
अरिस्तबूलच्या .घरांतील माणसांस सलाम सांगा. १1१ माझा 
मातलग हेरोदियोन. याला . सलाम सांगा. नार्किसाच्या 
घरांतील माणसें प्रभूमध्यें आहेत. त्यांस सलाम सांगा 
१.२ प्रभूमध्यें श्रम करणाऱ्या चुफेना व तुफोसा यांस 
सलाम सांगा. . प्रिय पर्सिस इला-सलाम - सांगा; तिनें प्रभू- 
मध्यें फार श्रम केळे. १३ प्रभूमर्ध्ये निवडलेला रूफ याला 
आणि मला. मातेसमान अज्ञी जी त्याची आई तिलाहि 
सलाम सांगा. -१४ असुंकरित, फ्ल्गोन; हर्मेस, पत्रबास, 
हृर्मीस यांस व त्यांजबरोबर जे भाऊ आहेत त्यांस सलाम 
सांगा. १५ फिललग व युलिया, नीरिय व त्याची 
बहीण, व..ओळेपासं. यांस व त्यांजबरोबर जे पवित्र 
१ मुळांत : आपली मान पुढें केली. .. 





१८७ 


ग० १६:१५-१ करिंथ. १५११ 


रोमकरांस पत्र-करिथकरांस पहिटें पत्र 





जनं आहेत त्या सर्वांस सलाम सांगा. १६ पवित्र चुंबनाने 
एकमेकांस सलाम करा. लित्ताच्या सवे मंडळ्या तुम्हांस 
साम सांगतात. . 

: १७ आतां बंघुजनहो, भी तुम्हांस विनंति करिती की 
तुम्दांला जे विक्षण मिळालें आहे त्याविरुदध जे फुटी व 
अडखळे आणणारे त्यांजवर लक्ष ठेवा; आणि त्यांजपासून 
दूर्‌ असा. १८ कारथ तसळे ठोक आपल्या प्रभु लित्ताची 
सेवा करीत नाहींत, तर आपल्या पोटाची करितात; आणि 
गोड व लाघवी. . भाषणाने. भोळ्यांच्या अंतःकरणास 


सुळवितात. १५ तुमचें आज्ञापालन - स्वीस प्रसिद्ध झालें 


आहे, म्हणून तुम्हांविषयीं मी आनंद मानितों; तरी जें बरें 
आहे त्यासंबंधानें तुम्ही दाहाणे असावें आणि .वाइटापरासून 
आलित्त असावें, अक्षी माझी इच्छा आहे. . २५. झांतीचा 
देव वैतानाठ्य तुमच्या पायांखाली डौकर तुडवील. 
झापल्या प्रभु गेश्वू, लित्ताची कृपा तुम्हांसह. असो. 
२१ माशा सहकारी तीमम्य, व माझे नातलग ढूकय 


यासोन व सोसिपतेर तुम्दांस सलाम सांगतात. २२ हें 
पत्र लिहून देणारा मी तार्तिय तुम्हांस प्रमूमध्यें सलाम 
सांगतों. २३२ माझें व सर्व मंडळीचे अतिथ्य करणारा 
गायस याचा तुम्हांस सलाम. बगदाचा खजीनदार एरास्त . 
व भाऊ कर्त त्यांचा तुस शतापर. २४ | आपला प्रमु 
येथ, लित्त याची छ्या तुमी सेषवर असो. आमेन. ] 


इैदास्तवन 


२५, २६, २७ आतां माझ्या सुवार्तेप्रमाणे ब जें गूज 
युग्रानयुग . गुप्त ठेविळेळें होतें, परंतु आतां प्रकट झारे 
आहे. आणि सवे राष्ट्रांतील लोकांस त्यांनीं विश्वासाधीन 
म्हावे. म्हणून. . सनातन. देवाच्या आज्ञेने संदेष्टयांच्या 
छेखांच्या द्वारे कळविठें आहे, त्या गूजाच्या प्रकटी- 
करणाप्रमार्णे, येथ. लिस्ताविषयींच्या घोषणेप्रमाणें तुझ्दांस 


। स्थिर करण्यास समर्थ जो केवळ एकच ज्ञानी देव, त्याला 
। येश्र. ख्रिस्ताच्या द्वारें युगानयुग गौरव असो. आमेन. 


पोलाचें करिथिकरांस पहिलें पत्र 


नमस्कार व ईशोपकारस्मरज 
१ करिंथांत असलेल्या देवाच्या मंडळीस, म्हणजे 
६ किस्त येथसध्यें. पवित्र केलेल्या व पवित्र “जन 
होण्यास बोलाविठेल्या ठोकांस, आणि आपला प्रभु येव 
लिलत, म्हणजे त्यांचा व.आपलाहि प्रमु, याचें नाभ संवे 
ठिकाणीं घेणार्‍या सर्वांस, २ देवाच्या इच्छेने येश्व. लिस्ताचा 
प्रेषित : होण्यास: बोलाविळेला . पौळ व -आपला भाऊ 


सोल्यनेस यांजकडून: ३ देव आपला पिता व प्रेभु येथ 


लिल्त यांजपासूनं बुनहांस कृपा व झांति असो. 

“ ४ लिस्त येश्वमध्यें तुम्हावर झाळेल्या देवाच्या अनुग्र 
हामुळें मी संवैदा तुम्दांविषयीं आपल्यां देवाचें उपकार 
स्मरण॑ करितो; ५,. ६ तो अनुग्रह झा कीं जसजशी 
ल्ित्ताविषयींची साक्ष- तुम्दांमध्ये. दढ झाली लसतसे तुम्ही 


त्यांच्या ठायीं प्रत्येक बाबींत -सर्व बोलण्यांत ब सवे ज्ञानांत 
संपन्न झालां; ७ असें कीं आपला प्रभु येद्व' ख्रिस्त याच्या 
प्रकट होण्याची वाट पाहणारे तुमद्दी कोणत्याहि कृपादानांत 
उणे पडलां नाहीं. ८ आपल्या प्रभु येशू लिस्ताच्या 
दिवशीं तुम्हीं अदृष्य ठरावे. एतदर्थ. तोच शेवटपर्यंत 
तुम्हांस दृढ करून ठेवील. ९ ज्यानें स्वपुत्र येश्व खिस्त 
आपला प्रभु याच्या सहमागित्वांत तुम्हांस बोलाविले, तो 


१० बंधुजनहो, आपला प्रभु येश्रू ल्रिस्त याच्या नामार्ने 
मी तुम्हांस विनंति करितों कीं तुम्हीं सर्वानी सारखेंच 
बोलावें, म्हणजे तुम्दहांत फुटी शेळ नयेत; तुम्ही एक- 
चिसानें व एकमताने यथास्यित न्हार्वे. ११ बंधुजनदो, 


बुटडढ 


करियकरांख वाहिळें पत्र 





 तुन्हांमध्ये :केलंह आहेत, असें मला ख्लोवेच्या लोकांकडून, 
, कैळेठे भाहें;. १२ माझें म्हणणें असें आहे. की, तुम्हांतील 
प्रत्येक जण म्हमंतो, मी पौलाचा, मी अपुक्ठोसाचा;मी केफाचा. : 
आंणि'मी लिस्ताचा आहें: १२ लिस्ताचे असे विभाग झाळे 
आहेत काय १ पौलाला तुर्‍दांसाठी बघस्तंभावर खिळविटें. 
होतें काय £ पौलाच्या नामांत तुमचा बाप्तिस्मा झाला काय: 
१४ क्रिस्प व ग्रायस यांजपिवाय . मीं: तुम्हांतील कोणाचा . 
आपिस्मा केला नाहीं, म्हणून. मी: देवाचे. आभार मानितों. 
१५, हॅ. यासाठी झालें कीं तुमचा .बालिस्मा माझ्या नामात 
हाला असें कोणीं :म्हणू नये. १६ सी स्तेफनाच्या. घरच्या- 
वाहि बाप्तिस्मा केला; त्यांच्याखेरीज मीं: दुसऱ्या कोणाचा 
आपतिस्मा केला कीं नाहीं: हे माझ्या: लक्षांत. नाही... १७ 
लित्तानें मला बाप्तिस्मा :करावयास- नाहीं, .. तर. सुवाती 

- सांगावयास पाठविलें; :पण क्रिस्ताचा वघस्तंभ व्यर्थ होऊं 
नये 'म्हेणून* वाकचातुर्याने ती : सांगण्यास पाठविटें नाही. 

वचघस्तंमाच्या ठायी,असलेळे सामर्थ्य 

१८ कारण ज्यांचा नाळ होतं. भाहे:त्यांस- बघस्तंभा 
बिषयींचें. दिक्षण: मूरखपण आहे; तरी:ज्यांस-तारण प्राप्त 
होतं आहे. अद्षा आपर्णांस तें-देवाचेंःसंकरथ्मेआहे. १६ मी 
आर्न्यांचें ज्ञान. नष्ट: करीन, व. वुद्धिमंतांची': बुद्धि ब्यर्थ 
करीन, असा शासत्रलेख आहे. : २%:भार-युमा'चे “ ज्ञानी, 
'झाली,. वाद'केरणारे *- कोठें आहेत ।- देवाने ग्रनाचें ज्ञान 
मूखेपणाचें ठरविलें ? कॉ नाहीं:१- २१ “कारण: जस. देवाच्या ' 
आनानें वेश्‍ित: असतां त्याला, भापल्या :ज्ञानांच्या-.योगानें 


देवाला. ओळखतां . आरे' नाहीं, , तेव्हां गाजविलेल्या । - :. 


वार्तेच्या मूखैपणाच्या योगें विश्वास ठेवणाऱ्या लोक्कांचें तारण 
करणें देवाला योग्य वाटलें; २२ कारण यहूदी :चिन्हें मागत 
असतां, व दैहेणी ज्ञानाचा झोघ करीत असलां; २२ आम्ही 
वधस्तंभावर खिळछेला ल्रिस्त गराजवितों; हा यहुद्यांस अड 
खळण.: व हेळेण्यांस मूखेपण. आहे; २४ परंतु पाचारण 
झालेल्या यहूदी व हेळ्लेणी अश्या दोघांसहि तो .देवाचें 
सामध्ये व देवाचें ज्ञान असा ल्िस्त आहे. ..२५ कारण 
देवाची जी मूर्खपणाची कृति ती मनुष्यांपेक्षा ज्ञानाची आहे; 


आणि देवाची .जी अशक्तपणाची . कृति ती मनुष्यांपेक्षा | . 


शक्तीची आहे. 


अ० १५११-४५ 


२६ बंघुजनहो, तुम्हांस .झाळेळें पांचाराभ:पाह, तुम्हा 
मध्यें संसारदृष्टया ज्ञानी, समर्थ, कुलीन :अघे फार: नाहींत, 
२७ तरी ज्ञान्यांस लाजवावें म्हणून : देवार्ने -जगांतीर जें 
मूखपणाचें तें निवडिठें, आणि बलवानांस लाजवोवें म्हणून 
देवाने जें दुर्बेठ तें निवडिळे;: २८ आणि - जगांतील जें 
कुलहीने, घिकारलेळें व झून्यवत्‌: अशांस देवाने याकरितां 
निवढिलेंःकीं जें आद्दे. ते. त्याने-निरर्थक करावें; २९ आणि 
देवासमोर : कोणीहि -.मनुष्यजातीच्या. आ्राण्यानें आढ्यती 
मिरवू नये. ३० त्याकडून 'तुर्ढी लिस्त येशमध्यें आहां, तो 





, देवापासून आपल्याला. ज्ञान; नीतिमत्त्व, पवित्रीकरण ब 


,पांपविमोचन असा झाला; ३१ यासाठीं कीं ' जो अभिंभान 
बाळगितो त्याने तो. प्रभूविषयी बाळगावा ? र्‍या. शाकळेखा- 
प्रननाणें न्हाे. 
तस्वशान व प्रकटीकरण 
'च-थंधुजनंहो, मी तुम्हांकडे आठों तो वकतृत्वांच्या 
. वं द्वानाच्या' श्रेष्ठतेने देवाचें गूज तुम्हांस सांगते आलों 
*: असें नाही. २ कारण येश. ल्िस्ते; म्णजे वंधस्तंभावर 
'सिळठेंता:: येश. लिस्त;-याधिवाय तुम्दांमध्ये दुसरें: काही 
ज्रमेस : धरू नये असा मी निश्चय केला; ३ आणि मी 
तुम्दांजवळ अशक्त, भयभीत वेरओति कंपित असा शालो. 
४ माझे भाषण व: माशी ओवणा्ही'!ज्ञामधुक्त अशा मन 
वळविप्राऱ्या इाब्दांचींः नव्हतीं तर झाल्या व. सामध्ये यांच्या 
श्रंतिंपादेनाचीं: होती; : ५-यासाढी:कीं तुमचा; विश्वास सानी. 
झानानें नव्हे. तरु'देवाच्या.सामश्यार्ने असावा, 
६ जे पोक्त आहेत त्यांमध्यें. आमही 'ज्ञानं सांगतो;र प्रभ 
र्ते हान या युगाचे नव्हे, आणि या-युगाचे नाहींसे होणारे 
अधिकारी यांचेंहि नव्हे; » तर दैवी: ज्ञानाचें रहस्य आम्ही 
सांगतों; तें गुप्त ठेविळेळें .हतें, तें युगाच्या पूर्वी तुमच्या 
आमच्या गौरवाकरितां देवाने नेसिटें; ८ ते या युर्मांतल्या 
अधिकाऱ्यांतील कोणालाहि कळत नांही; त्यांना कळळे 
असतें तर त्यांनीं गौरवाच्या प्रभूला. वधस्तंभागर सिळिळें 
नसतें 
९:हें तर-या शात्ललेव्वाप्रमाणे आहे. र 
डोळ्याने पादिलें न्मही; कानाने ऐकले नाही, 
व माणसाच्या मनांत आलें नाही, 


१८९ 


अ० २५९-४५२२ 


कस्यिकसंस पहिळें पत्र 





आपणावरः'प्रीति करण्याऱ्यांसाठीं 

देवाने सिद्ध केळें आहे; 

१० परंतु-देवाने तें स्वतःच्या. आत्म्याच्या द्वारे आप- 
ल्याला . प्रकट केळें, कारण आत्मा हा सर्वे गोष्टींचा व 
देवाच्या रहत्यांचाहि शोधक आहे. 3१ मनुष्याचा आत्मा 
जो मनुष्यांत'. असंतो,' त्यादिवाय मनुष्यांतील गोष्टी .क्रोण 


कोणीहि ओळखत नाहीं... १२ आपल्याला जगाचा-आत्मा | 


नव्हे; तर देवापासून जो आत्मा आहे. तो मिळाला; यासाठीं 
कीं जें देवाने आपल्याला कृपेनें दिलें. तें आपण ओळखून 
- घ्यावें. १२ ते आम्ही मानवी ज्ञानाने दिकविलेल्या शब्दांनी 
नव्हें तर आत्म्याने गिकविलेल्या शब्दांनीं,आध्यात्मिक गोष्टीं- 
बरोबर आध्यात्मिक गोष्टी जुळवून सांगतों... १४ दैहिक 
मनुष्य देवाच्या आत्म्याच्या गोटी स्वीकारीत नाहीं, कारण 
त्य़ा. त्याला मूखेवणाच्या, वाटतात; :आणि त्याच्याने त्या 
ओळखवलः- नाहींत कारण -त्यांची:.,पास्स.: आत्म्याच्या 
योगे होते. : १५ जो ,आत्मिक आहे तो :तर. सर्व गोष्टी 
'पारखितो, तरी त्याची स्वतःची: पारख. कोणाकडूनहिं: होत 
. जाही: १६ “ प्रभूचे सतः असेंकोणीं ओळखिलें कीं: त्यानें 
.त्याला शिक्रकवें. £ अ्षषल्याळा: त्र ख्रिस्ताचे. मन:आहे. 


काबरोबर;:: जसे. :ख्ित्वांतीऊ बाळद्ांदरोबर, त्तसें 
बोलादे ळागलें. ६२" मीं तुम्हांस. दूध पाजिलें,. अन्न: दिलें 


नाही; करण-त्या. वेळेस तुम्हांस शक्ति . नव्हती, आणि 


'अजूनहिज्नाही; ३ तुम्ही अजूनहि दैहिक. आहां; तुमच्यात 
हेवा” कलह हीं आहेत; ह्यावरून तुम्ही देहिक आहां कीं 
नाहीं १ तुम्ही मानवी रीतीनें चालंतां कीं नाहीं १ ४ कारण 
-कोणी म्हणतो, मी पोलाचा आहे; आणि दुसरा एक 
उदणतो, मी अपुद्लोसाचा 'अहें; तेव्हां तुम्ही मानवच आहां 
कीं नाहीं ९ ५ अपुललोस कोण आहे १ आणि पौल. कोण 
आहे ? ज्यांच्या द्वारें तुम्ही विश्वास ठेविला, असे ते सेवक 
आहेत; ज्याला “त्यालाः-श्भूनें “दिल्याप्रमाणें केवळ ते 
भाहेत. ६ मीं लाविलें, अपुल्लोसानें पाणी घातळें, पण 


१९० 


देवाने.बाढविळें. ७ यास्तव लावणारा कांहीं नाहीं, आणि 
पाशी घालणाराहि कांहीं नाहीं; तर वाढविणारा देव हाच 
कायतो. आहे.. ८ लावणारा व पाणी घालणारा हे 'एकच 
आहेत, तरी प्रत्येकाला आपापल्या श्रमाप्रमाणें आपापली 
मजुसी मिळेल. ९ कारण आम्ही देवाचे सहकारी आहों. 
तुम्ही देवाचें शेत, देवाची इमारत. असे आह्वां. 
शिक्षणाची जबाबदारी. 
*$० मजवर झालेल्या ' देवाच्या अनुग्रह्मच्या मानानें 
मीं चतुर कारागिरासारिखा पाया घातला, आणि दुसरा 


-ह्यावर बांधितो; तर प्रत्येकाने आपण त्यांवर कसें बांघिलो 


याविषयीं जपावे. ११ घातलेला पाया असा जो येद्य्‌ 
ल्तिस्त त्यावांचून दुसरा पाया कोणाला धालतां येत नाहीं. 
१र या. पायावर कोणी. सोने, रूपें, मोलवान्‌ : पाषाण, 
लाकूड, गवत, -पेंढा यांनीं: बांधितो; :१३ तर बांधणाऱ्या 
प्रत्येकाचे काम उघड होईल; . ततो दिवस ते. उघडकीस 
आणील; कारण तो अभीसह असा प्रकट होइल आणि 
प्रत्येकांचें काम कसें आहे य़ाची परीक्षा अभि करील. १४ 
ज्या कोणाचें त्यावर बांधलेले काम टिकेळ त्याला मजुरी 


“मिळेल. १५. ज्या क्रोगाचें काम जळून. जाईल, त्याचा तोटा 


होईल, तेथापि-तो. स्वतः तरेठ; परंतु जणू काय अभ्नींवून 


॥ बह्ि पडडेल्यासारखाः तरेल. 


१६ तुम्ही देवाचे मंदिर आहां, आणि तुम्हांमध्यें 
"देवाचा आत्मा. वसतो हे तुम्हांस ठाऊक नाहीं काय १ १७ 
जर कोणी देवोच्या*मंदिराचा नादा करितो तर देव त्याचा 
नार्श' करील; कारण देवाचें मंदिर पवित्र असतें, ससेचे 
तुव्दी आहां. 

१८ कोणीं स्वतःठा*फसवून घेऊं नये; तुम्हांपैकी जो 
कोणी सांप्रतच्या युगद्ट्या 'आपण- ज्ञानी आहों असें सम- 
जतो त्यार्ने ज्ञानी होण्याकरितां मूर्ख व्हावे. १९:कारण या 
जगाचें ज्ञान देवासमोर मूर्खपण. आहे; “तो ज्ञान्यांस 
त्यांच्याच धूर्तपणांत धरितो ' असा शास्रंलेख आहे; २० 
आणि ' प्रभु ज्ञान्यांचे विचार असे ओळखतो कीं ते व्यर्थ 
आहेत, असा दुसरा शास्रळेख. आहे. २१ यास्तव मनुष्यां- 
विषेयरी कोणीं प्रतिष्ठा, मिरवू नये. सर्वे कांहीं तुमचें 
आहे; २२ पोल, अपुज्लीस, केफा, जग, जीवन, मरण, 


करिंथकरांस पहिळें पत्र 


अ० ३३२२-५० 





अतेमान, -:संबिष्यूः हीं सवे तुमची आहेत; २३ 'तुम्ही 
लिस्ताचरे; आणि ल्निस्त देवाचा. 
_पषित देवाला जबाबदार 
१ आम्ही ख्रिस्ताचे सेवक व देवाच्या गूजांचे 
९४ कारभारी आहों असे आम्हांला मानावें. २ कारभारी 
- - इहठला.तर तो विश्वासू असला पाहिजे. ३ तर तुम्हां” 


देखील न्यायनिवाडा करीत नाहीं; ४ कारण जरी माझें 
मन माझ्याविरुद्ध मला साक्ष देत नाहीं, तरी त्यावरून 
प्री निदोष ठरतो असें नाहीं; माझा न्यायनिवाडा करणारा 
प्रभू आहे. ५ यास्तव त्या समयापूर्वी म्हणजे . प्रभूच्या 
' येण्यापूर्वी तुम्ही न्यायनिवाडा करूच नका; तो अंघारां- 
लील गुप्त गोष्टी प्रकाशित करील, आणि अंतःकरणांतील 
संकल्पहि उघड करील; त्या वेळीं ज्याची त्याला देवा- 
कहून वाहवा प्राप्त होईल 

६ बंधुजनहो, मीं तुम्हांकरितां या गोष्टी अन्योक्तीने 
स्वतःला व अपुल्लोसाला लावून घेतल्या आहेत; यासाठीं 
कीं शास्रलेखापलीकडे कोणीं जाऊं नये हा नियम आम्हां- 
चरून तुम्हीं शिकावा; म्हणजे तुम्हांपैकी कोणीहि एक 
दुसऱ्यावर फुगणार नाही. ७ तुढा भ्रेष्टत्व कोणीं दिलें? 
आणि जें तुला दिलेलें नाहीं असें तुझ्याजवळ काय आहे १ 
तुला दिलेलें असतां, दिलेलं नाहीं अशी प्रतिष्ठा कां मिर- 
वितोस £ ८ इतकयांतच तुम्ही तृप्त झांलां आहां, इतक्या 
तच धनबान्‌ः झालां आहां, आम्हांला सोडून तुम्ही तर राजे 
बनलां आहां; तुम्ही राजे बनलां असतांच तर ठीक झालें 
असतें, कारण आम्हांलाहि तुम्हांबरोबर राजपद प्राप्त झालें 
असतें. ९ क्रारण मला वाटतें, देवानें आम्हां प्रेषितांस 
शेवटच्या जागेचे आणि. मरणास नेमलेल्यांसारखे असें 
पुढें ठेविलें आहे, कारण आम्ही जगाला म्हणजे: देव-्‌ 


दूतांला व. मनुष्यांठा .खेळ असे . झालों आहों.. 


आम्ही ज्रिस्तामुळें मूखे, तुम्ही लिस्तामध्यें शहाणे; आम्ही 
अशक्त, तुम्ही सशक्त; तुम्ही प्रतिष्ठित, आम्ही अंग्र- 
तिट्टित असे आहों. ११ ह्या घटकेपर्यंत आम्ही भुकेले 
तान्हेले व उघडे आहो; आम्ही टोळे खातो, आम्हाला 





घरदार नाहीं; १२ आम्ही. आपल्या हातांनींःकाम, करने - 


श्रम करितों; आमची निर्भत्सना होत असतां “ऑकीवादे 


देतो; आमची छळणूक होत असतां. ती. सहन “करितो; 
३ आमची निंदा होत असतां आम्ही 'मनघरणी करितां 
आम्ही जगाचा गराळ, सर्वांची खरवड. असे: आजेपर्यंत 


. झालो आहों 
कहून'क्रिंवा-मानवी न्यायाधीशाकडून माझा न्यायनिवाडा | 
व्हावा. यावेंहि मला कांहीं वाटत नाहीं, मी स्वत:चा |. 


पितृतुल्य बोध व सूचना 
१४ हें मी तुम्हांस लाजविण्यासाठीं लिहीत नाहीं, तर 


माझ्या प्रिय सुलांप्रमाणें तुम्हांस बोध करण्यासाठी लिहितो. 


१५ कारण तुम्हांस स्तरिस्तामध्ये दहा हजार गुरु असले तरी 
पुष्कळ बाप नाहींत; मीं तर तुम्हांस ख्रिस्त  येशमंध्यें 


 सुवातेंच्या योगानें जन्म दिला आहे. १६ यास्तव मी 


तुम्हांस विनंति करितों .कीं माझें अनुकरण करणारे व्हा. 
१५७ या कारणास्तव प्रभूमध्यें माझा प्रिय व विश्वासू पुत्र 
तीमथ्य याला मीं. तुम्हांकडे पाठविलें आहे; मीं सवेत 
प्रत्येक मंडळींत शिकवितो त्याप्रमाणें खिस्तांतील माझ्या 
शिक्षणपद्धतीची आठवण तो तुम्हांस देईल. १८ मी 
तुम्हांकडे येत नाहीं असें समजून कित्येक फुगे आहेत. 
१९ तरी प्रभूची इच्छा असली तर मी तुम्हांकडे लवकर 
येईन; तेव्हां फुगलेल्यांच्या बोलण्याकडे पाहणार नाहीं, 
त्यांच्या सामथ्योकडे पाहीन. २० कारण देवाचें राज्य 
बोलण्यांत - नाहीं, सामर्थ्यांत आहे. २१ तुम्हांला कोणतें 
पाहिजे १ मीं तुम्हांकडे काठी घेऊन यावें किंवा प्रीतीनें व 
सोम्यंतेच्या आत्म्याने यावें १ 
_. भयंकर स्वरूपाच्या अनीतीचे पक 


उदाहरण 
१ तुम्हांमध्यें प्रत्यक्ष जारकर्म चाळू आहे अल्ली 
(र्‌ खबर मला मिळाली आंहे; तसले जारकर्म विदेज्ली 
लोकांतं देखील-आढळत नाहीं, अशा प्रकारचें तें आहे; 


"म्हणजे लुहांतीले 'कोर्णीएकाने आपल्या बापाची बायको 
' रोखिली अहि “२- तरी तुम्ही फुगली आहो, त्यापेक्षा हे 
'कर्मर करणारा ओपणोतूंन “घोलेविला “ जावो. असें म्हणून 
- शोकाकुल व्हावयाचे असले:* ३ मी शरीराने अँविदयमार्ने 
. तरी आत्म्याने विद्यमान आहे. आणि" विद्यमान असंल्यां 
सारिखा मी निर्णय कून चुकलो आहें. ४,५ तो असा 


१९१ 


अ ५:५-द:१६ 
ज्यानें -अशा प्रकारें हें कर्म केळें त्या मनुष्याला तुम्ही 
व आपल्या. प्रभु येशूच्या सामर्थ्याने. युक्त असा माझा 
आत्मा यांनीं एकत्र मिळून आपला प्रभ येद्व याच्या नामाने 
देहस्वमावाच्या नाशाकरितां सैतानाच्या स्वाधीन करावें, 
यासाठी की आत्मा प्रभु येश्यच्या दिवशी तरावा. ६ हें 
: तुमचें आढ्यता मिरविणें शोभत नाहीं. थोडे खमीर 
सगळ्या गोळ्याला फुगविर्ते, हें तुमद्दांस.ठाऊक नाहीं काय 
७-तर जुनें खमीर काढून टाका, यासाठीं की. तुम्ही जसें 
बेखमीर लोक. आहां. तसें तुम्हीं नवाः गोळा. व्हावे, कारण 
आपला वल्हांडणाचा “ यज्ञपछ्ठु ' जो ख्िस्त त्यांचें “ अपण 
हाटे; ? ८ यातत्तव “जुन्या खमिराने, अगर वाहेटपणा वः 
' दुष्टपणा, :य़ांच्या खमिरानें नव्हे, . तर सात्विकप्णा व 

खरेपणा.या बेखमीर भाकरींनी आपण. सण करावा.  . 
: ९ तुम्ही जारकम्योची संगत धरूं नये, असें. मीं तुम्हांस 





: आपल्या. पत्रांत. लिहिरें . होते;.. १० तथापि. या. जगाचे. 


जारकर्मी, लोमिष्ठ, वित्त हरण: करणारे, : व. मूर्तिपूजक 
आांची संगत मुळींच धरू नये असें माथे म्हणे नाहीं 
कारण ती मुळींच. न. धराल . तर तुम्हांस . जमांदून: निघून 
जावें लागेल... १.१ यास्तव तुम्हांस जे. लिहिळें.होते. त्याचा 
अर्थ- असा क्री, बंधु म्हटलेला असा... कोणी जारकर्सी, 
लोभी, मूर्तिपूजक, चहाढ, मद्यपी, किंवा. वित्त . हरण. 
करणारा असला तर तशाची. संगत धरूं :नये; त्याच्या 
पृरीस असूं नये. १२ कारण : जे आहेर आहेत. त्यांचा 
न्याय करणें मजकडे कोठें आहे £ .जे आंत. आक्वेत त्यांचा 
न्याय तुम्ही करीत नाहीं. काय:..१३. जे. ब्राहेर आहेत 
त्यांचा न्याय देव करीत नाहीं काय £ “ तुम्ही आपणांमधून 

त्यां दुष्णळा- बाहेर -- 
श्विस्ती. लोकांची कोटात गेलेली मांडणे : 
१ तुम्डांतीठ कोणाएकाचा : दुसर्‍्याब्ररोबर - वाद 


&.असठा, तर तो आपला खटला. पवित्न--अ्ंपुढें- न. 


आणिता अधार्मिकांपुढें नेण्याचें कसें 'घाढस:करितो २ 
२ पवित्र जन हे जगाचा न्यामनिवाडा करितील हें तुम्दांस 
: ठाऊक नाही. काय १ मुम्ांपुढे . जगाचा :न्याबनिवाढा 





देवदूतांचा न्यायनिवाढा करू हें तुम्दांस . ठाऊक नाहीं 
काय १ तर मय व्यावहारिक गोष्टींविषयी सांगणे नकोच. 
४ तुम्हांस व्यावहारिक खटल्यांचा न्यायनिवाडा करावयाचा 
आहे, तर जे मंडळींत गणतीचे नाहींत त्यांस कसे नेमता? 
६ तुम्हांस लाज वाटावी म्हणून मी हें सांगतो. ज्याच्यानें 
भांकभावांची पंचाईत करचेळे असा एकहि शहाणा मनुष्य 
तुम्हांमर्ष्ये नाही, असें आहे काय १ ६ भाऊ भावावर 
फिर्याद करितो, आणि तीहि विश्वास न ठेवणाऱयांपुढें 
करितो. ७ तुम्दी एकमेकांवर खटले करितां ह्यांत सर्वे 
प्रकारें तुमची हानिच आहे; त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय 
कां सोसून घेत नाहीं ६ त्यापेक्षां नाडणूक कां सोसून 
घेत. नाहीं. १ ८ उलट तुम्ही स्वतः अन्याय 


| व नांड्णूक करितां, आणि ती आपल्या बंधुजनांची करितां. 


९ अनीतिमान्‌ मनुष्याला देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार 
नाहीं हॅ तुमदांस ठाऊक नाहीं काय £ फसू नका; जारकर्मी', 
मूर्तिपूजक, व्यमिचारी, चैनबाज, पुंमैथुनकारी, १० चोर 
लोभी, मद्यपी, .चहाढ, व वित्त हरण करणारे यांस 
देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाहीं; ११ आणि तुम्दां- 
वैकॉ कित्येक तसे होते; तरी तुम्ही प्रभु येथ. क्षिस्ताच्या 
नामांत व आपल्या देवाच्या आत्म्यांत . धुतळेले, पवित्र 
केळेळे, व नीतिमान्‌ ठरविळेले, असे झालं आहां. 
अयुडता ही स्विस्ती मजुष्याच्या जीवन- 


१९ सवे. गोष्टींची मळा मोकळीक आहे, तरी ठर्व 


'गोष्टी हितकारक असतात. असें नाहीं; सवे गोष्टींची. मळा 


मोकळीक आहे, तरी मी कोणत्याहि गोष्टीच्या. स्वाधीन 
होणार नाहीं. १३ अभ्नं पोटासाठी व .पोट अन्नासाठी 


' आहवे; त्या दोहोंचा देव अंत करील. शरीर जारकमोसाठीं 


नाहीं, तर प्रभूसाठी आहे; आणि शरीरासाठी प्रभु आहे. 


' 4४. देवाने प्रभूला उठविठे, आणि तो आपल्या सामध्योनें 
: आपल्याला उठवील. १५ तुमची शरीरें खिस्ताचे अवयव 
: अक्षित, हॅ तुम्हांस अळक नाहीं काय ? मीं- खिस्ताचे 


अवयव नेऊन ते कसबिणींचे अवयव करावे काय १ असें 
न होवो. १६ जो कसविणीला जढला तो ब ती ही एक- 
झरौर आहेत, हे तुम्हांस ठाऊक नाहीं: काय १ कारण 


१९२३ 


करिंथकरांस पहिलें पत्र भ० ६:१६-७:२४ 


“तीं दोघें एकदेह होतील ' असें तो. म्हणतो. १७ जो । लभ केल्यावांचून राहावे, किंबा नवऱ्याबरोबर समेट 
प्रभूला जडला तो व प्रभु एक आत्मा आहे. १८ | करावा; ) आणि नवऱ्याने बायको सोडूं नये. १२ 
जारकर्मापासून दूर राहा. जें कांहीं दुसरें पापकर्म मनुष्य | दुसर्‍्यांस मी म्हणतों, प्रभु म्हणत नाहीं; जर कोणाएका 
करितो तें शरीराबाहेरून होतें; परंतु जो जारकर्म करितो | भावाला -विश्वासहीन बायको आहे, आणि ती त्याच्या- 
तो_ आपल्या झरीरासंबंधानें पाप करितो. १९ तुमचें | जवळ नांदावयास कबूल आहे, तर त्यानें तिला सोई नये. 
शरार;- तुम्दामध्ये बसणारा जो. पवित्र आत्मा देवापासून । १३ ज्या: बायकोला विश्वासहीन नवरा असून तो तिच्मा- 
तुम्दांस-मिळाल्य आहे त्याचें मंदिर आहे हें तुम्हांस ठाऊक । जवळ सहावयास कवूळ आहे, तिनें त्याला सोई नये. 
नाहीं काय ? आणि तुम्ही आपले नव्हां; २० कारण तुम्ही | १४ कारण बायकोच्या द्वारें विश्वासहीन नवरा पवित्र 
ओलानें विकत घेतलेले आहां; यास्तव तुम्ही आपल्या | झाला आहे आणि बंधूच्या द्वारें ब्रिश्वासहीन बायको पवित्र 
शरीराने देवाचें गौरव करा. झाली आहे; असें नसते तर तुमची मुलेबाळे अद्ध 
विषाह, त्रह्मचर्य व सोडचिह्ठी यांबिषयींचे । असती; परंतु आता तीं पबित्र आहेत. १५ तथापि जर 
प्र्ज्ञ विश्वासहीन ्याक्ति वेगळी होळं पाहते तर ती वेगळी 
१ तुम्ही मला ज्या गोष्टींविषयी लिहिलें त्यां- | होवो; अद्या प्रसंगी माऊ किंवा बहीण बांघळेली नाहीं; 
९७9 विषयीं: पुरुषाने खोला शिवूं नये हें त्याला बरें, | देवार्ने आपल्याला शांतींत राहण्याकरिता पाचारण केलें 
२ तरी जारकमे होत आहेत . म्हणून प्रत्येक पुरुषाला । आहे. १६ हे पत्नी, तू. आपल्या पतीला तारशील किंवा 
स्वतःची ल्ली. असावी, आणि प्रत्येक स्रीला स्वतःचा पति । नाही, हें तुला काय ठाऊक १ हे पते, तू. आपल्या पत्लीला 
असावा. ३ नवऱ्याने बायकोला तिचा हक्क द्यावा; आणि । तारशील किंवा नाहीं, हें. तुला काय ठाऊक? १७ तर 
. त्याप्रमाणें बायकोनेंहि नवर्‍याला द्यावा. ४ बायकोळा | जसें प्रत्येकाला प्रभूने वांढून दिळें आहे, जसें प्रत्येकाला 
स्वतःच्या शरीरावर अधिकार नाहीं तर नबऱ्याला आहे; | देवानें पाचारण केलें आहे, तसें त्माने चाल्बें, आणि 
आणि त्याप्रमाणें नवऱ्यालाहि स्वतःच्या शरीरावर अधिकार । याप्रमाणें मी सवे मेढळ्यांस नेमून देतों. १८ सुंता 
नाहीं तर बायकोला आहे. ५ एकमेकांबरोबर वंचना करूं | झालेल्या कोणा मजुष्यास पाचारण झालें तर त्यानें बेडंती 
नका, तरी प्रार्थनेसाठी प्रसंग मिळावा म्हणून पाहिजे . होऊं नये; कोणा बेती मनुष्यास पाचारण झालें तर 
असल्यास तो कांहीं वेळ सम्मतीनें करा, मंग फिरून एकत्र त्यानें संता करून घेऊं नये. १५ सुंता कांही नाही व 
व्हा, यासाठीं की सैतानानें तुमच्या असंयभामुळें तुम्हांस | बे्सताहि कांहीं . नाही, तर देवाच्या आल्या पाळणें हेंच 
परीक्षेत पाहे नये. ६ तरी मी हें आह्ञा म्हणून सांगत | कायतें सवे आहे. २० ज्या स्थितींत असतां कोणास 
नाहीं, तर परवानगी म्हणून सांगतों. ७ मी जसा आहें | पाचारण झाळें. तींत त्याने राहावे. २१ तू दास 
तसें सर्वानींहि असावें अश्ली माझी इच्छा आहे; तरी | असतां तुळा पाचारण झाळें काय £ त्याची चिंता 
अत्येकाला त्याचें त्याचें कृपादान देवापासून मिळालें आहे, | करूं नको; मोकळा 'होतां येत असलें तरी तसाच राहा. 
'एकाला एका प्रकारचें ब दुसऱ्याला दुसर्‍या प्रकारचें. २२ कारण दास असून ज्याला प्रभूमध्यें पाचारण झाडें, 
८ जें अबिवाहित व ज्या विधवा आहेत त्यांस मी | तो दास्यांतून मोकळा केलेला प्रभूचा मनुष्य आहे; तसेंच 
म्हणतों कीं तुम्ही मजसारिखीं राहिला तर तें तुम्हांस बरें; | मोकळें असतांना ज्याला पाचारण.झालटें.तो शिस््ताचा दास 
२ तथापि जर त्यांस संयम होत नाहीं तर त्यांनीं लम्न | आहे. २३ तुम्दी मोलाने विकत घेतळेळे भाहां; मुष्यांचे 
करावें, कारण जळण्यापेक्षां लभ करणें बरें आहे. १० | दास होऊं नका. २४ बैघुजनहो; ज्या स्थितींत ज्याला 
ब्िवादितांस मी आह्ञा करितों, मी नव्हें तर प्रभु करितो, | पाचारण झालें त्या स्थित्रींत तो देवाजवळ राहो. 
कॉ बायकोने नवरा सोहे नये, ११ ( सोडिला तर तिनें | १ म्हणजे लिस्तावर विश्वास न ठेवणारी. 
१३ १५३ . । 








-अ० ७५२५-८८. 


करिंथकरांस पहिलें पन्न 





२५ कुमारिकांविषयीं मला प्रभूची आज्ञा नाहीं, तथापि 
ज्या मजवर विश्वासू होण्याची दया प्रभूद्रारे झाली आहे 
तो मी. आपळे मत सांगर्तोः २६ तें असें कीं, प्रस्तुतच्या 
अडचणीमुळे जो ज्या स्थितींत आहे त्यां त्थिंतींत त्यानें 
राहावें हें मनुष्याला बरें. २७ तूं. बायकोला" बांघडेला 
आहेस काय १ आहेस तर सुक्त होण्यास . पाहू -नको; 
बायकोपासून मुक्त आहेश. काय ६ आहेस ' तर 
बायको करण्यास पाहूं. नको. २८. तथापि 
तू... लमं केलें असलें तरी पाप केलें नाही, आणि 
कुमारिकेर्ने लमे केलें असलें तरी तिनें पाप केळे नादीं; 
तरी पण अश्लांवर संसारांत संकट . येश्‍ेल; आणि मी तर 
तुमचें रक्षण व्हावें अश्ची इच्छा बाळगतो. '२९ बंघुजनहो, 
मो हेंच “म्हणतों, काळाचा संक्षेप करण्यांत आला आहे, 
यासाठीं कीं यापुढे “ज्यांस बायका. आहेत त्यांनीं, त्या 
नसल्य़ांसारिंखें असावें; ३० जे रडतात त्यांनी. आपण रडत 
नसल्यासारिखें, जे आनंद करितात त्यांनी आपण- आनंद 
न. केल्यासारिखें, जे. विकत घेतात. त्यांनीं आपणांजबळ 
कांहीं नसल्यासारिलें; ३१ व जे यो. जगाचा उपयोग 
करितातः.. त्यानी आपणं त्यांचा उपयोग करीत 
नसल्यासारिखे असावें; कारण या  जगांचें ख्पांतर 
होत आहें. २२ तुम्ही निश्चित असावें अशी माझी 
इच्छा. आहे. अंबिवाहित पुरुष, प्रभूला कर्ते. संत्रोधवावें. 
अशी .. प्रभूच्या: गोष्टींविषयींची येता :: करिती '३३ 
परंतु बिक्षाहित :पुरूष, : आपल्या बायकोला कसें-संतोषतावें, 
असी - जंगात्या गोष्टींविषयींची चिंता. करतो. “३४ 
विकाहित व अविवाहित स्री. यांच्यामव्येंदि: भद: काडे; 
अभिवाहित असते ती आपण. शरीराने: व -'आत्म्यानेंहि 
पत्रित्र व्हावें, अक्षी प्रभूच्या गोष्टरींबिषंद्रींची चिंता करित्ये, 
परतु. विवाहित असते. ती आपण आपल्या. नवऱ्याला कसें 
संतोषवार्दरे-अश्ली :जगाच्या गोष्टींविषयींची -(चंता..करित्ये. 
३५ हे अ तुमच्याच हितासाठी संम्तों;. तुम्हांवर फास 
डंकण्यासाठी . नाहीं, तंर तुमच्या हातून उत्तम आवरण. व 
प्रभूची सेवा एकराप्रतेनें व्हावी म्हणून सांगतो; ३६ परंतु 
जर कोणाला असें. वाटतें की- आपण आपल्या कुमारिकेच्या 
अपमानास कारण. होतों, ती. उपवर झ्ाळी आहे. आणि 


तसें अगत्यच आहे, तर जज्ली इच्छा असेल तसें त्याने 
करावें; तो प्राप करीत नाहीं; तीं लभ करोत. ३७ तथापि 
जो अंतःकरणाने स्थिर आहे, ज्याला अगत्य नाहीं, ज्याची 
आपल्या झंचंछिवर सत्ता आहे, आणि आपल्या कुमारिकेला 
तसेंच ठेका असें ज्यानें आपल्या अंतःकरणांत ठरविळें 
आहे, तो 'बरेरें करितो. ३८ जो आपल्या कुमारिकेचें लग्न 
करून देतो सो बरें करितो पण जो लग्न करून देत नाहीं तो 
अधिक बरें कारेतो. ३९ नवरा जीवंत आहे तोंपर्यंत 
बायको बांधॅरेली आहे; नवरा मेल्यावर तिची इच्छा असेल 
त्याबरोबर, पण केवळ प्रभूमध्यें लभ करावयाला ती मोकळी 
आहे; ४० जर ती तश्लीच राहील तर माझ्या समजुतीप्रमाणे 
ती अधिक सुखी होईल; मला वाटतें मलाहि देवाचा आत्मा 
आहे. 
सूर्तीला दाखविलेला नेवेद्य ह्याविषयी 
१ आतां मूर्तीच्या नेवेद्याबिषयीं : आपल्या सर्वास 
€८ ज्ञान आहे हें आपल्याला ठाऊक आहे. ज्ञान फुगवितें, 
प्रीति ब्रद्धि करिते. २ जर कोणाला वाटतें कीं आप- 
ल्याला एखादी गोष्ट कळते तर ज्याप्रमाणें कळटें. पाहिजे 
त्याप्रमाणें त्याला अद्याप कळत नांही. ३ जर कोणी देवा- 
वर प्रेम करितो तर देवाला त्याची ओळख झालेली असते. 
४. आतां. मू्तीने नैवेद्य खाण्यासंबंधानें आपल्याला ठाऊक 
आहे कीं:जगांत देवाची म्हणून मूतिच नाहीं; आणि एक्रा- 
खेरीज दुसरा देव नाहीं. ५ कारण ज्यांला देव म्हणतात 
अले. स्वर्गात किंवा एथ्वीवर असळे, आणि असे बहुत देव १ 
बहुत प्रभु आहेत, ६ तरी आपणांत्य एकच देव म्हणजे 
पिता आहे, त्याजपासून. अवघी .आहेत, ब आपण त्याच्या- 
साठीं आहों; आणि आपल्याला: एकच प्रमु- येशू ख्रिस्त 
आहे, त्याच्या द्वारे अवंधीं आहेत व आपण त्याच्या द्वारें 
आहों. 
दुर्बेळ बंधूच्या सनाची चलबिचल होऊ 
नये स्हणून खबरदारी | 
७ तथापि. हें. ज्ञान सर्वाच्या ठायी असतें असें नाही; 
तर कित्येकांवर मूर्तीच्या. सवयीचा संस्कार अजून राहि- 
ल्यामुळें ते लोक मूर्तीत्रा तो नैवेद्य म्हणून खातात; तेव्हां 
त्यांचें. मन: दुर्बल असल्यामुळें तें विटाळतें. .८ .आपली 


१५३४ 


करिंथकरांस पहिलें पत्र 


अ०.८१८--९४२२ 





योम्यायोग्यता भक्ष्याने देवापुढे ठरत नाहीं; न खाण्याने 
भपणः कमी होत नाहीं आणि पिण्याने. आपण अधिक: 
होत नाहीं. ९ तरी ही तुमची मोकळीक दुर्बळांस अडंख- 
ळष्याचें. कारण होऊं नये म्दणून जपा.. १० कारण ज्ञानवान' 
असता-झो तूं.त्या तुला मूर्तीच्या देवळांत जेवावयास अस- 


हेळें कोणीं -पाहिळें तर, तो दुर्बळ असल्यास, त्याच्या: 


मनांत मूर्तीचा नैवेद्य खाण्याने धाडस करण्याचें येईल ना? 
११ याप्रमाणें जो दुबेळ, ज्याच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला 
असा बंधु, त्याचा तुझ्या ह्या ज्ञानाच्या बोयें नादा. होतो. 
१२ बंधूंविरुद असें पाप करून व त्यांच्या दुर्बळ -मनाला 
धका देऊन तुम्ही खिस्ताबिरुद्ध पाप करितां. १३ यास्तव 
भक्ष्यामुळें आपल्या बंधूला अडखळण होतें तर मीं त्याळा 
अढखळवूं नये म्हणून मी मांस कधींच खाणार नाहीं. 
आपल्या स्वतःच्या हक्कावर पाणी सोडून 
पौलाने घाळून दिलेलें उदाहरण 
१ मी स्वतंत्र नाहीं काय १ मी प्रेषित नाही 
९ काय £ आपला प्रभु येक. याला मीं पाहिलें नाहीं 
, _.._. काय ई प्रभूमध्यें माझें काम तुम्ही नाहीं काय£ २ जरी 
मी दुसर्‍यांस . प्रेषित नांही तरी निदान तुम्हांस तरी आहे; 
कारण प्रमूमध्यें माझ्या प्रेषितपणाचा शिंका तुम्ही. आहां. 
३ माझी चौकल्ली करणाऱ्यांस- माझें उत्तर हेंच आहे. ४ 
आम्हांस खाण्यापिण्याचा हक नाहीं काय ? ५ इतर प्रेषित 
प्रभूचे भाऊ व केफा यांच्यासारिखें आम्हांसहि आपली 
बायको झालेल्या खिस्ती बहिणीला. बरोबर नेण्याचा हक 
नाहीं काय ६८ ६ अथवा' धंदा केल्यांवोंचून उपजीवन 
करंख्याचा हक्क मला व बर्णबाला मात्र नाहीं कांय £ ७ 
आपल्या. खर्चाने शिपाईंगिरी करिती, असा कोण आहे? 
आक्षमुळा लावून त्याचें फळ खात नाहीं, असा कोण आहे? 
कळप पाळून कळपाचे दूध खात नाहीं असा कोण आहे १ 
८ मी मनुष्याच्या रिवाजाप्रमाणे हें बोलतो काय १६ नियम- 
झाल्ञाहि हेंच सांगत नाहीं काय १ ९ मोद्याच्या नियम- 
झाल्यांत असें लिहिळें आहे की, “ बैल मळणी करितो 
तेव्हां त्याला मुसकें घाळूं नको; ” ही विंता देव बैलांची 
करितो काय £ १० किंवा तो आपल्याकरितांच बोलतो ? 
हो, हें आपल्याकरितां लिहिलें ददोतें; अश्या अथार्ने कॉ जो 


नांगरतो त्यानें आशेने नांग्रावे, आणि जो मळणी. करितो 
त्यार्ने ती उपभोग घेण्याच्या आज्षेनें करावी. ११ आम्हीं 
वुम्हांसाठीं आध्यात्मिक घस्तूंची पेरणी केली तर आम्ही 
तुमच्या ऐहिक वस्तूंची कापणी केल्यास त्यांत कांहीं मोठी 
गोट आहे काय १ १२दुसरे जर तुम्हांवर्च्या या हकाचा 
उपभोग घेतात तर तो आम्ही विशेषेकरून ध्यावा कीं 
नाहीं? तथापि हा हक्क आम्हीं बजाविला नाहीं, तर 

ख्रिस्ताच्या सुवार्तेला कांहीं अडचण करूं. नये. म्हणून -आम्दी 
सर्वे सोश्षितों. १३ मंदिरांत सेवा करणारे मंदिरांतळें उत्पन्न 


खातात आणि वेदीज़वळ सेवा करणारे वेदीचे भागीदार 


आहेत, हॅ. तुम्हांस ठाऊक नाहीं काय ९ .१४ त्याप्रमाणें 
अभूर्ने नेमिळें आहे कीं जे सुवाता सांगतात त्यांनीं सुवार्ते- 
बंर-आपर्के उपजीवन करावें. १५ मीं तर. यांतील कोणतेंहि 


केलें नाहीं; व याप्रमाणें मला. प्राप्त व्हावें म्हणून मीं हें 


लिहिलें नाही; कारण हा स्वाभिमान कोणीं व्यर्थ करावा 
यापेक्षां मी. सरावें .हें बरें. १६ जरी मी सुवार्ता सांगतो 
तरी मला प्रतिष्ठा मिरविण्याचें कारण नाहीं; ती सांगणें मठा 
प्राप्त आहे; मी:.सुवा्ता, सांगत नाहीं तर मळा धिक्कार 
असो. १७ मी.हें आषण .होऊन करितों. तर मला वेतन 
मिळेळ, आणि आपण होऊन करीत नाहीं तरी मला कार- 
भार सोपला आहे. १८ तर मग माझें वेतन काय ? हँच 
की.सुवाता ही मीं फुकट सांगावी, यासाठीं की मीं युवार्ते- 
न्िषयींचा आपला हक्का पूर्णपणे चालवू नये. 
लोकांना ख्िस्तपक्षाचे करण्याचे कामीं त्याची 
न आस्था 

१९ मी संवांपासून स्वतंत्र असतांहि अधिक ळोक 
प्राप्त करून घेण्यासाठीं आपणांला सर्वांचा दास केलें आहे. 
२० यहूदी लोक प्राप्त करून देण्यासाठीं भी यहूदी लोकांना 
यहूद्यासारिखा झालों; ' नियमशात्ञाधीन लोक प्राप्त करून 
घेण्यासाठीं मी नियमद्यात्राधीन नसतां, नियमशात्राधीनांत, 
अधीनासारिखा झालों. २९१. ज्यांस नियमशाळ्ल नाहीं 
त्यांस प्राप्त करून घेण्यासाठीं, म्हणजे नियमशास्र नाहीं 
अशांस, मी नियमझार्र नाही. असा झालों, 
तरी देवाच्या नियमाबाहेर होतों असें नाहीं, ल्निस्ताच्या 
नियमाधीन होतों. २२ दुर्बळांस प्रास. करून घेण्यासाठी मी 


१५५... 


भ« ९:२२-१०:रेड 'करियकरांस पहिळें फत्र 


य्य न प दुबेळ झालों. भी- सर्वासाठी सवे काढी. झालों । प्रभूची परीक्षा केळी, आणि ते सापांच्या गोगें नाश पाबळे, 
आहें, यासाठी कॉ मी. कसे. तरी कित्येकांचे तारण साधावे. | त्याप्रमाणें आपण प्रभूची परीक्षा करूं नये. १० त्यांपैकी 





२३ मी सवे काडी .युवातेकरितां: करितों, यासाठी कॉ यी | कित्येकांनी कुरकूर केळी, आणि ते संहारकत्योकडून नाक्ष 





| इतरांबरोबर तिचा अंशमागी. व्हावें. 
विजयप्रातीस आवड्यक अश्या करावयोचा । 
* प्रयत्न 


२४- इायतीत  घाबणारे सर्वे धावतात, पेश एकालाच 
यैज मिळते हें तुम्दांस ठाऊक नाहीं काय: तुम्हांस ती 
मिळेळ असें घावा. २५ प्रत्येक महयुद्ध करणारा सते 
भौष्टींबिषयीं इंद्रियदमन करितो; ते नाशवंत. मुंमूट मिळ- 
बिष्वासाठी असें करितात, आपण तर जविनाशी शुंगूट 
मिळविण्यासाठी करितो; २६ मीहि तसाच घावतो, म्हणजे 
वान्यावर सुष्टिप्रहार करीत नाही; २९७ तर मी आपल्य 
झरीराला बुक्तडून त्यांस दास करून ठेवितो; असें न 
केल्यास मी दुसऱ्यांस घोषणा केल्यावर कदाव्विल्‌ : मीच 


९ ७ होत्रे- आणि समुद्रांतून ते सवे पार गेळे; याविषयी 
तुम्हीं अजाण असावें अशी माझी इच्छा नाही. २ 

मेघ व समुद्र यांच्याद्वारे मोशामध्यें त्या सर्वांचा बातिस्मा 
झाला; २३ सर्वांनी, एकच आध्यात्मिक अन्न. खाले; ४ 
आणि सर्व एकचं आध्यात्मिक पाणी प्याले, कारण ते 
आपल्प्रामागें चालणाऱ्या .आध्यात्मिक खढकांतून पीत 
होते; तो खडक तर लित्त होता. ५ तरी त्यांतील बहुतेक 
लोकांविषयी देव संतुष्ट नव्हता; ख्यामुळे“ त्यांचा 
रानांत नाश झाला. ' ६ ह्या गोष्टी आपल्याला 
दाखळे अशा झाल्या, यासाठी :“ कीं: त्यांनी, 
* होम धरिता * तसें आपण वाहेट गोष्टींचे * लोभी होऊं 
नये. ७ त्यांच्यापैकी कित्येक मूर्तिपूजक होते तसे होऊं 
नका; ' लोक खावयालाप्यावयाला बसे, नंतर खेळावगाला 
उठके,” असें शास्त्रांत लिदिळें आहे. ८ त्यांपैकी कित्येकांनी 
जारकर्न केळे, त्याप्रमाणें भापण ज्ञारकर्म करूं नये; ते एका 
बषसांत तेषीस इजार मरून पढळे. ९ त्यांपेक्री कित्येकांनी 


१९६ 


पावळे, त्याप्रमाणें तुम्दी कुरकूर करूं नका. ११ या गोही 
दाखल्याच्या रूपानें त्यांस घडल्या; आणि ज्या आपल्यावर 
युगांचा शेवट आला आहे. त्या आपल्या . बोघासाठीं त्या 
लिहिल्या आहेत. १२ यात्तव आपण उभे आहों असें ज्यास 
वाटतें त्यानें. पह. नये म्हणून संभाळावें. १३२ मनुष्यास 
सहन होते. तिच्याक्षिवाय दुसरी परीक्षा तुम्हांवर गदरसी 
नाहीं; आणि देव विश्वासपात्र आहे, तो तुमची परीव्ा 
तुमच्या शक्तीपलीकडे होऊं देणार नाहीं, तर पररक्षेबरोबर 
विच्यांतून निभावण्याचा उपाय करील, असें कीं तुम्ही ती 
- सूर्तिपूजेचा त्याग केला पाहिजे . . 

१४ यास्तव माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्दी मूर्तिपूजेपासून 
दूर्‌ पळा. १५ तुम्हांस सुल्ठ समजून मी तुम्दांबरोबर बोलतो; 
मी काय म्हणतों त्याचा तुम्हीच निर्णय करा. १६ जो 
आशीर्वादाचा प्याला आपण आशीवादित करितों तो 
ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागिता आहे कीं नाहीं ? जी भाकर 
आपण मोडितों ती ख्रिस्ताच्या शरीराची सहभागिता आहे 
कीं नाहीं १ १७ आपण बहुत असून एक भाकर, एक 
शरीर असे आहों; आपण सर्वे त्या एका भाकरीचे विभागी 
आहों. १८ जे जातीने इस्राएल त्यांकडे पाहा; यज्ञ भक्षण 
करणारे वेदीचे भागीदार नाहींत काय १ १९ तर माझें 
मूर्ति काहीं तरी आहे काय नाहीं; २० तरी विदेक्षी ठोक 
जो यज्ञ करितात * तो देवाला नव्हे तर भूतांला करितात;” 
आणि तुम्हीं भूतांचे सहभागी व्हावें असी माझी इच्छा नाही. 
२१ तुमच्यानें प्रभूचा प्याला व भूतांचा प्याला पिववत 
नाहीं; प्रभूच्या मेजावरचें' व भूतांच्या मेजावरचें तुमच्यानें 
खाववत नाहीं. २२ आपण 'प्रमूला दैध्येस पेटविर्तो काय? 
आपण त्यापेक्षां बलवान्‌ आहो काय£ . 

२३ सर्वे गोष्टी करण्याची मुभा आहे. तरी सर्व गोष्टी 
हितकारक असतात असें नाहीं. सवे गोषी करण्याची मुमा 
आहे तरी सवे गोष्टी वृद्धि करितात असें नाडी. २४ कोणीं 


-करिंचकरांस पहिळें पत्र 





न प हित पाहूं. नये तर दुसऱ्याचेंहि पाहावें. २५ 
खाटिकबाजारांत जें बिकण्यांत येतें ते निःशंक मनोतृत्तीने 
चौकशी न करितां खा, २६ कारण “ एथ्वी व तिजवर जें 
कांहीं भरलें आहे तें प्रभूचे आहे. ' २७ विश्वास न 
ठेवणाऱ्यांपैकी कोणीं तुम्दांला जेवावयाला बोलाविले, आणि 
वुमची जाण्याची इच्छा असली तर जें कांहीं तुमच्यापुढे 
बाढितील तें निःशंक मनोवृत्तीनें चौकशी न करितां खा; 
२८ परंतु कोणी तुम्हांला सांगेल कीं हा नैवेद्य आहे, तर 
ज्याने हे. कळविळें त्याकरितां व मनाला शंका न .यावी 
याकरितां खाऊं नका; २९ शंका ही तुह्या मनांत नव्हे तर 
त्याच्या; कारण माझ्या स्वतंत्रतेचा न्यायनिवाडा दुसर्‍याच्या 
विवेकभावनेनें कां व्हावा ? ३० मी आभारपूर्वेक खातों तर 
ज्याविषयी मी आभार व्यक्त करितों त्याविषयी माझी निंदा 
कां व्हावी? ३१ यास्तव तुम्ही खातां; पितां किंवा जें 
कांहीं करितां ते सबे देवाच्या गौरवासाठीं करा. ३२ यहू- 
यांस, हेळेण्यांस व॑देवाच्या मंडळीसहि अडखळविणारे 
होऊ नका; ३३ तर जसें मी सवे गोष्टींत सर्वांस संतोष 
वितो. आणि. त्यांचें तारण व्हावें एतदर्थ स्वहित न पाहतां 
बहुतांचे हित पाहतों, तसें तुम्दी करा 

५१ १ ज्ञसा मी ख्रिस्ताचा अनुकारी आहें, तसें 


तुम्ही माझे अनुकारी व्हा. 

२ तुम्ही सर्व गोष्टींत माझी आठवण करितां, आणि मीं 
तुम्डांस सांगून ठेविळेले विधि जश्याचे तसे हृढ घरून 
पाळितां, म्दणून मी तुमची वाहवा करितों. ३ प्रत्येक 
पुरुषाचे मस्तक ल्रिस्त आहे; ल्रीचें मस्तक पुरुष आहे, 
आणि लिस्ताचें. मस्तक देव आहे, हें. तुम्हांठा समजावें 
अंक्ी माझी इच्छा आहे. ४ जो पुरष आपलें मस्तक 
आच्छादून प्रार्थना करितो किंवा संदेश देतो तो आपल्या 
मस्तकाचा अपमान करितो; “५ तसेंच जी खी उघच्या 
मस्तकानें प्राथना करिते किंवा संदेश देते 'ती. आपल्या 
मस्तकाचा अपमान करिते; कारण ती मुंडळेल्या स्रीसारखीच 
होते. ६ क्ली जर आपलें मस्तक आच्छादीत नाहीं तर 
तिनें आंपळे केस कातरावे, परंतु जर केल कातरणें किंवा 
पंड्णें ज्लीला लाजविणारी गोष्ट आहे. तर तिनें आपलें 


अ० १०:२४-११५ ररे 


मस्तक- आच्छादावे. ७ पुरुष. देवाची: प्रतिमा व. वेभह् 
असल्यामुळें त्याला मस्लक आच्छादन करणें योग्य नांही; 
श्री. तर पुरुषाचें गौरव आहे. ८ पुरुष .त्रीपातून झाला 
नाहीं; तर स्री पुरुषापासून झाली; * आणि पुरुष श्रीसाठी 
उत्पन्न केला नाहीं; तर स्त्री पुरुषासाठी केळी; १० ह्यामुळे 
देवदूतांकरिता स्रीनें आपल्यावर असलेल्या. अधिकाराचे 
चिन्ह मस्तकावर ठेवावें हे. योग्य आहे:-११ तरी प्रभूमध्यें 
पुरुष ख्रीपासून वेगळा नाहीं आणि त्री पुरुषापासून वेगळी 
नाहीं. १२ कारण जक्षी स्री. पुरुषापासून, तसा पुरुष 
र्रीपासून आहे; आणि सवे कांहीं देवापासून आहे. १३ 
तुम्ही.आपसांत विचार करून पाहा;..मस्तेकावर आच्छादन 
घेतल्यावांचून देवाची प्रार्थना करणें ज्लीला शेभतें काय £ 
१४ लांब केस राखणें हें पुरुषाला अप्रतिष्ठेचें आहे असें 
निसगे देखील तुम्हांला सांगत नाहीं काय? १५ ल्रीने लांब 
केस. राखणे तिळा भूषणावह: आहे;. कारण -केस तिला 
आच्छादनाकरितां दिळे आहेत. १६ तरी जर क्रोणी वितंड- 
चादी दिसला तर आपल्यांत .अक्षी रीत नाहीं आणि 
देवाच्या मंडळ्यांतहि नाहीं - 
प्रभुभोजनाचे म्रष्टीकरण 

१७ अक्षी आज्ञा दिली तरी तुमच्या एकत्र होण्याने 
तुमचें बरें न होतां वाईट होतें, म्हणून मी तुमची वाहवा 
करीत नाहीं. १८:प्रथम हें की, तुमची मंडळी जमते 
तेव्हां तुम्हांत फुटी असतात, असें मी ऐकतों; व तें कांहीं 
अंशीं खरें मानितो, “१९ कारण तुम्हांमध्यें जे पटलेळे 
आहेत ते प्रकट व्हावे म्हणून तुम्दांमध्यें पक्षभेद असलेच 
पाहिजेत. २० यामुळें जेव्हां तुम्ही एकत्र मिळतां तेव्हां 
प्रभुभोजन करणें शक्‍य नसते; २१ कारण भोजत करते- 
वेळीं प्रत्येक जण आपर्ले घरचें जेवण दुसऱयापूर्वी जेवतो 
एक भुकेला राहतो तर एकं मस्त होतो. २२ तुम्हांस 
खावयालाप्यावयाला घरें नाहींत काय £ करेवा तुम्ही देवाच्या 
मंडळीस धिक्कारून: ज्यांच्याजवळ कांहीं. नाहीं त्यांना 
लाजबितां कार्य ? मी तुम्हांस काय सांगूं १ याविषयीं मीं 
तुमची वाहवा करावी काय £ मी. तुमची वाहवा करीत 
नाहीं. २३ कारण जें मला प्रभूपासून मिळालें, तेंच मीं 
तुम्दांला सांगून दिलें कीं, ज्या रात्रीं प्रभु येशू भरून दिला 


१९७ 


अ०:११ :२१-१२:२१ 


:करिंयकरांस पहिलें-पत्र 





गेला त्या रंत्री त्यांने भाकर घेतली; २४ इशोपकारस्मरण 
कॅरूनं ती मोडिली, आणि म्हटलें, तुम्हांसाठी जें माझें 
दारीर तें हे. आहे, माझ्या स्मरणार्थ हें कस. २५ सय 
भोजन झोल्यावर प्याला घेऊन त्यानें तसेंच केळे, आणि 
म्हटटें, हा प्याला माझ्या र'क्तांत नवा करार आहें; जित- 
केदा तुम्ही हा पितां तितकेदा माझ्या स्मरणार्थ: हे करा: 
२६ कारण जितकेदा तुंम्ही ही भाकर खातां, व ह्या प्याला 
पितां तितकेदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यत घोषणा 


-४ कृपादानांचे निरनिराळे प्रकार आहेत, तरी आत्मा 
एकच आहे; ५ सेवा करण्याचे निरनिराळे प्रकार आहेत, 
तरी प्रमु एकच; ६ आणि कार्याचे निरनिराळे प्रकार 
आहेत, तरी सर्वांत सवे कार्ये करणारा देव एकच आहे; 
७. तरी आम्म्याचें प्रकटीकरण . एकेकाछा उपयोग होण्या- 
साठीं मिळते. ८ एकाला आम्म्याच्या द्वारें ज्ञानाची उक्ति 
मिळते; एकाला त्याच आत्म्यानुसार विद्येची उक्ति 
९ एकाला त्याच आत्म्यांत निश्वास; एकाला त्याच एका 


करितां. २९७ जो कोणी: अयोग्य प्रकारें ती भाकर खाईल | आस्मयरांत निरोगी करण्याची कृपादारने; १० एकाला अद्भुत- 
झथवा प्रभूचा प्याला पिईळ, तो. प्रभूचें शरीर. व रक्त ! कार्ये करावयाची शक्ति; एकाला . संदेशशक्ति; एकाला 


यासंबंधाने होषी होईल. २८ यास्तव मनुष्यानें आपली 
परीक्षा करांनी, आणि मग त्या भाकरींतून खावे व त्या 
प्याल्यांतखे'; प्यावे.: २९ त्या शरीराला न अनुलक्षून जो 
खातो. वः पितो तो. खाण्याने व. पिण्याने आपणावर. दंड 
आणितो. २४० यामुळें तुम्हांमध्ये पुष्कळ. .जण दुर्बळ व 
आजारी आहेत, आणि बरेचं निजले: आहेत. . २१: जर 
आपण आपल्य न्यायनिवाढा केला असता तर आपेल्यावर 
'दंंड आला नसता. ३२ ज्या अर्थी आपल्यावर देंड आला 
आहे त्या अर्थी” आपल्याला प्रभूकहन शिक्षा होत आहे. 
यासाठीं कीं जगाच्याबरोबर :आपल्यास दंडाज्ञा होऊं .नये. 
- ३३ यास्तव बंधुजनहो, तुम्ही खावयाला 'एकत्र मिळतां 
तेव्हां एकमेकांची वाट पाह. २४-:क्रोणी. भुकेळा असला 
- . तर. त्याने घरीं. खावे, यासाठी कॉ, तुमचे, एकत्र मिळणें 
दंडासाठीं होळ नये. बाकीच्या ओटोंची व्यवस्था मी 
आल्यावर पाहीन. ति कि 
'आभ्यात्मिक दानांसी- विविधता व..एकत्स 
» बंधुजनहये, . तुम्हीं : आत्मिक <दानांविषयीं. 
१ ९ अजांग असावें अशी: माझी इच्छा-नाही २: तुम्ही 
विदेशी होतां :तेव्हां. जसजसें.: वळण. तुम्हांला 
मिळालें. तसतसे तुम्ही :त्या सुक्‍या मूर्तीकडे: बइकत गेलां. हें 


तुम्हांस ठाऊक आहे. २ यास्तव मी तुझ्ह्यंसू कळवितो क्री 


देवाच्या! आत्म्याच्या योगे. बोठणारा कोणींहि--इसम. येशू. 
शापित आहे.असे म्हणत नाहीं; आणि -पवित्र-आत्म्याच्या 
योगे बोलल्यावांचून . कोणालाहि येथ: हा. प्रभु आहे असें 
म्हणतां ग्रेत नाहीं. 


आत्मे ओळखण्याची शक्ति; एकाला विद्येष प्रकारच्या भाषा 
बोलण्याची शक्ति; व एकाला भाषांचा अर्थ सांगण्याची 
शक्ति मिळते; ११ तरी. ही सवे कर्यि. तोच एक आत्मा 
करितो, तो आपल्या इच्छेप्रमाणे एकेकाला तीं वांदून देतो 

: शरीरावरून घेतलेले उदाहरण 

$२ जसें शरीर एक असून त्याला अवयव पुष्कळ. 
असतात आणि त्या शरीराचे अवयव पुष्कळ असून सवे 
मिळून एक शरीर बनतें, तसा स्तरिस्तहि आहे. १३ कारण 
आपण यहूदी असूं किंवा हेळषेणी असूं, दास असूं किंवा 
स्वतंत्र असूं, आपणां सवाना एका आत्म्यांत एक शरीर 
होण्यासाठीं बासिस्मा मिळाला आहे, आणि. आपण सवे 
एकाच आत्म्याने संचरित झालो आहो. १४ कारण शरीर 
म्हणजे. एक. अवयव .असें नव्हे, तर बहुत अवयव असें 
आहे. १५ जर प्राय म्हणेळ, मी हात नाहीं म्हणून मी 
शरीराचा नाहीं, तर त्यावरून तो शरीराचा नाहीं असें 
होत नादीं. . १६ जर क्रान म्हणेल, सी. डोळा नाहीं म्हणून 
मी..शरीराचा नाहीं, तर त्यावरून तो शरीराचा नाहीं 
असें - होत.. साही. १७ .संगळें शरीर डोळा असतें तर. 
ऐकणें कोठे-असतें.१ सगळें ऐकणें असते तर हंगणें कोठें 
असते.£ ३८ तर .देघानें आपल्या इच्छेप्रमाणे शरीराला 
वेगनेगळे सर्व अवयव. लाविळे आहेत. १५९ ते सवे 
अवयव मिळून एक. असते तर शरीर... कोठें असतें 
२० तर. मग अवयव:पुष्कळ असून शरीर एक असें आहे. 
३.१ डोळ्याला “हातास म्हणतां येत नाहीं को सला तुझी 


६ मळांत : एकच आत्मा पाजले आहारा 


करिंथकरांस पहिे पत्र 


अ० १२:२१-१४:६ 





गरज नाहीं; तसेंच मस्तकाला पायास म्हणतां येत नाहीं. 


कीं मला तुमची गरज नाहीं. २२ इतकेंच नव्हे तर 
शरीराचे जे अवयव विहेष अशक्त दिसतात ते आवश्यकत 
आहेत; २३ शरीराची जीं अंनें कमी योग्यतेची अशीं 
आपण मानि्तो त्यांस आपण पांघरूण घाळून विशेष मान 
देतों, आणि आपल्या कुलूप अंगांस सुरूपता. मिळते; २४ 
आपल्या सुरूप अंगांस अश्शी गरज नाहीं; जें उरणे त्यांस 
विशेष मान मिळावा अशा रीतीनें देवाने शरीर जुळविलें 
आहे; २५ यासाठीं कीं झारीरांत फूट. नसावी, तर अव- 
यवांनीं एकमेकांची सारखी काळजी ध्यावी. २६ एक 
अवयव दुःखित झाला तर त्याबरोबर..सर्वे अवयव दुःखिंत 
होतात; एका अवयवाची वाहवा झाली तर. त्याबरोबर संव 


अवयव आनंदित होतात. २७ तुम्ही लिस्ताचें डरीर . 


असून प्रत्येक जण आपापल्या कायोप्रमाणे त्याचे अबंयव 


आहां.. २८ तसें देवाने मंडळींत कित्येकांना नेमिें आहे; . 
प्रथम. प्रेषित, दुसरे. संदेंटे, तिसरे: शिक्षक; दिवाय अद्भुत 
कार्ये करणारे, : निरोगी करण्याची. कृपादार्ने- मिळालेले, 


समाचार- घेणारे, व्यवस्था करणारे; : मित्नमिभन भाषा 
बोलणारे असे .नेमिळे आहेत. २९ संब्रेच प्रेषित आहेत 
काय? सवे संदेटे आहेतकाय £ सवच शिक्षक आहेत काय? 
संवैच अंद्रुत कार्ये) करणारे आहेत काय १ ३० सर्वासंच 
निरोगी करण्याची कृपांदार्नेःआहित काय £ संवेच भिन्नभिन्न 


आणा बोलतात काये £ भाषांचा अर्थ सर्वच सांगतात कोय १ | 


३१ श्रें्ठ कृपादांनांची सबळं इच्छा बाळंगा; शिवाय एक 
“सर्वोत्कृष्ट मांगे मी तुम्हांस. दाखवितो. 
1 प्रेम दै. सवेधेष्ठ दान होय 
१ मी मंनुष्यांच्या व॑ देंबदू्तांच्या जिव्हांनीं 
१ ४ बोललो आणि माझ्या ठायी प्रीति नसली, तर मी 
वाजणारी थाळी किंवा झणझणणारी झांज असा 
आहे. २ मला संदेश देण्याची शक्ति असली, मला 


सेवे गुजें व. सवे विद्या अवगत असल्या, आणि डोंगर. 


'ढळवितां येतील असा दृढ विश्वास मला असला, पण 
-माझ्या ठायीं प्रीति नसली, तर मी कांहींच नाहीं. २३ मीं 
आपलें सवे धन अन्नदाना/॑ दिळे, आपलें शरीर जाळण्या- 
न्साठी दिलें, आणि “माश्या ठायी प्रीति नसली तर मला 


"कांहीं लाभ नाहीं.: ड प्रीति सहनशील आहे, उपकारशील 
आहे; प्रीति हेवा करीत नाहीं; प्रीति बढाई करीत नाहीं, 
फुग्रत नाहीं; ५ गरशिस्त वागत नाहीं; स्वार्थ पाहत नाहीं, 
चिडत नाहीं, अपकार स्मरंत नाहीं; «अनीतींत: आनंद 
मानीत. नाहीं, तर सत्य समांगमांत आनंद सानिते; ७ सवे 
कांहीं सहन करिते, सत्रे:कांहीं: खरें.मानण्यास. सिद्ध असते, 
सर्वांची आशा घरिते,. सर्वासंबंधाने धीर धरिले. ८ प्रीति 
कधीं खचत नाहीं; संदेश असरे तरी ते.रद्द होतील, भाषा 
असल्या .तरी त्यां--समाघ होतील; आणि विद्या असली . 
तरी ती रद्द होईल: ९ आपल्याल केवळ अंदतः कळतें, 
आणि अंदात: संदेश: देतां: येतो; 4०. पण पूर्णेत्वाचें 
आगमन - झाल्यावर अपूणेता- नट होईल. ११ मी मूल 
होतों तेव्हां 'मुलासारखा बोलत 'असें, मुलासारखी माझी 


बुद्धि असे, - मुलासारखे माझे. विचार असत; आतां भौढ 


झोल्यांवर मरी मुलाच्या. गोषी... सोडून दिल्या.आहेत. १२ 
हल्लीं आपल्याला!” आरशांत अस्पष्ट. असें दिसतें; “परंतु नंतर 
साक्षात. पाहु: आतां. मलाश्कळतें तें अपूर्ण आहे; पण. नंतर, 
मला पूर्णपणें ओळशखण्यांत आलें ' आहे..तसें, मी पूर्णपणें 
ओळखीन. .१३ सासंश्र;.विश्वास, आश्या, प्रीति हीं तिन्ही 
टिकणारी आहेत; त्यांत श्रीति श्रेष्ठ अहि. । 
: ” 'इशसंदेशकथनाचे व ' भाषा? 
बोलण्याचे दान त 
१ ध्रीति हे तुमचें ध्येय असूं. द्या; तरी 
ह आध्यात्मिक दानांची, आणि विशेषतः तुम्हांस 
संदेश सांगसां यावा अशी प्रबळ इच्छा बाळगा. 


| २ कारण भाषा बोलणांरा मनुष्यांबंरोबर नव्हे; तंर' देवां- 


बरोंबर बोलतो, तें मनुष्याला समजत नाहीं; तो आत्म्याने 
गूढ गोष्टी बोलतो. ३ संदेषा हा मनुष्यांस उन्नति, बोध व 
सांत्वन होण्यासारखे बोलतो. ४ भांषा बोलणारा स्वतःचीच 
उन्नति करितो; संदेष्टा मंडळीची उन्नति करितो. ५ तुम्ही 
सवौनीं भाषा बोलाव्या हें मला बरें वाटतें, तरी विशेषतः 
तुम्हीं संदेश द्यावा अशी माझी इच्छा आहे; कारण 
मंडळींच्या वृद्धींप्रीत्यर्थ अर्थ न सांगतां जो भांधा बोलती 
त्याच्यापेक्षा संदेटा श्रेष्ठ आहे. ६ बंधुजनहो, असें 
असल्यामुळें मी तुम्हांकडे येऊन मित्नमिज्ञ भाषांनी बोलेन, 


१९% 


अर १७४६-३४ 


करिंयंकरांस पहिळें-परत्र 





भ्रंकटीकरंभीनें, बिद्येने, “संदेशानें किंवा - विक्वणारने 
तुम्हांबरोबर॑ बोलणार नाहीं, तर मरी तुमचें काय हित 
करीन १- ऊ पौवो; वीणा; असल्या नाद: काढणाऱ्या- निर्जीव 
वस्तूंच्या भिश्नमित्न  नांदांत : मेद करून न. दाखविल्यास, 
पांव्याचा नौंद कोणता, वीणेचा नांद कोणता, . हे कसें 
समजेल १-८ तसेंच करणाहि- अस्मं्ट ध्वनि. काढील, तर 
लढाईस आण्याची तयारी: कोणे. करील १ :९ त्याप्रमाणे 


'ुंम्हीहि असुक:एका वाणीने: स्पष्ट: भाषण न केळे तर जें 
बोललां ते कंसें कळेल तुम्ही वाऱ्यांबरोबर बोळणारे असे: 
व्हाटे. १७ जगांतः- मधाचे: म्रहुत. प्रकार: असतील, तरी 
एकहि अर्थस्हित नाहीं! ११: मस्तव “मला भाषेचा : अर्थ 
| विषयीं त्याची खातरी होते, सर्वाकहून त्याचा निर्णय होतों; 


समजत नाहीं, तर: 'बोलयाऱ्याला; सी बर्बर: असा- होईन, 
:भाणि ':योळ्यारा संळा अर्वबर असा>:होहेल;:9 २ त्तर 
जे तुमही आग्यात्मिक-- दानाप्रिषग्री;-उंततुक .आहा.: ते 
/तुर्दी, : मंडळीच्या :उत्ततीसीठी : ती: दार्नेः विधुल शिळावीं 


"म्हणून खटपट करा. 73२ माथा श्रोकंगाराने आपशाका अर्थ । 
सांगता "यावी म्हणून; प्रीर्ेनाःकतकी. 'प% कारण जह मी : 
'क्षन्य' भाषेत. श्रार्थना- करितों, तर माझाः आत्मोःप्रार्थना 


"करितो? पतन. माझ्या जुद्धीचा- कोणे उपयोग होते जाही. 


१५ तर मग कावः१.- मी: प्र्थिना 'आत्म्याकंमाः सोझण्यानें . 
करणार ग'कुढींच्या- सामध्यानेहित क्रशर :त्री स्तोत्रगान 


आत्म्याच्या साम्याणि:गांगिळ--"त:: बुद्धीच्या सामर्थ्यानेंहि 


ग्राणार... १६:ते. क्रेबळ . आत्म्यह्ले :घन्यकाद केल. तर: 
जह्े-._.अविक्हित: लोकांपैकी 'आहे.. तो. तुवखा -हेझोप्रवहरे- : 
- स्मरणाला,  आरेत, : कते म्हणेश:? कारण त्र जें बोलतोस 
ते. त्याला समजतः नाही; . १७- तुझे इकोपकार्सारन :चांगटें 


असेल, तरी त्यानें दुसऱ्याची कूळि. होतः नाही. :9 ८ तुम्हां 
सर्वपिक्षा. मी. अधिक - भाषा बोलतो म्हणून: मी देवाचे 


आभार मानितों.:.१ ५:तथापि..संडळींत अन्य. भाषेने. दहा | 


हजार शब्द बोठेवे- यापेक्षां. मीं दुसर्‍यास क्रिकबिण्यासाठीं 
पांच झन्द- स्वत: समजूनठमळून बोलावे-हेः.मरा आवडते. 

२० बंघुजनहो, बालबुद्धीचे होऊं नका; दुष्टरणाबाक्‍त 
'तात्यया सुठांसारखे आणि समजुतदारपणाबाबत प्रोढ असे 
न्हा. २१: नियमशास्रांत किहिळें आहे क्री: परभाषा बोल- 
आाव्या लोकांच्या द्वारें ब परकी. मलुष्यांच्या ओठांनी मी या 


लोकांबरोबर बोलेन; तथापि तेवढ्याने ते. माझें ऐकणार 


नाहींत, असें प्रभु म्हणतो. २२ यास्तव विश्वास ठेवणाऱ्यां. 
साठीं नव्हें तर विश्वास न ठेवणाऱ्यांसाठीं मित्रमिन्न 
भाषा ह्या चिन्हादाखळ आहेत; संदेह हा विश्वास 
न ठेवणाऱ्यांसाठीं नव्हे. तर विश्वास ठेवणार्‍्यांसाठीं आहे. 
२३ सगळी मंडळी' एकत्र जमली असतां सवेच लोक 
निरनिराळ्या भाषा बोल लागळे, आणि अश्षिक्षित किंवा 
विश्वास. न: ठेवणारे लोक आंत आले, तर तुम्ही वेडे आहा. 
असें: ते. म्हणणार नाहीत काय १ २४ परंतु सर्वच जण 
संदेश देऊं लोगळे असतां. कोणी विश्वास न ठेवणारा किंबा 
अंधोिक्षित सजुष्य आंत आल्यास सर्वांकडून त्याच्या पापा- 


२५..त्याच्या अंत:करणांतील गुप्त गोष्टी प्रकट होतात; 


इ्दरणून. तो..उपडा पढून. देवाचें. वदन करील, व देवाचे 


वास्तव्य तुम्हांमध्यें .खचीत आहे. असें. बोबून: दाखवील. 
उपासलनेत्र. सुग्यवंस्था असण्याची आव्यकता 

२६ बेघुंजमहो, तम मम. .काय १ तुम्ही . एकत्रः जमेता 
वेष्हां :तुमह्ंमधील : कोणाजवळ?-स्तोत्र;.: : कोभाजगळ: 
क्षिक्षण,; :कोणाजब्रळ . प्रकटीकरण; ::कोणाजंचळ :: ग्राषा; 
कोणाजवळ - तिची ब्याख्या, :करसें. कर्वे: :श्रेके कांहीं 
इन्रतीसाठी असावें... २७. सार्षा:, बोलणें आहे.तर प्संया 
नसावे च. :त्यांनी- त्या: अनुकरसे ्रोलाव्या .झाणि-< एकानें 
अर्थ सांगावा; : २८: परंतु:अर्थ:सांगणारा नसळा तर. त्यानें 
मंडळींत गप्प राहावें; स्वत:कसतेबरू-ब. देवाबरोबर बोलावें. 
२९ संदेश देणातत्छ दोषांनी पर्किता तिनी बोलावें, आणि 
इतरांनी; निर्णय: करांवा; ३-०: तरी . बसलेल्या इतरांपै्की 
कोण्पदा कांडी प्रकट ;झालें, तर बोल्याऱ्याने उगेच राहावे. 
३१. सनीस ब्षिक्षम मिळेल व, सवीस बोध होईल, असें 
तुद्धां सत्नास. एकामागून. एक संदेदा देतां येहेल; ३२ 
संदेष्ट्यांचे आत्मे संदेष्टयांच्या त्वाघीन.. असतात; ३३ 
कारण देव .अब्धवस्येचा नाहीं, तर दयांतीचा आहे; तसेंच 
तो पवित्र जनांच्या-सवे मंडळ्यांत आहे. 

३४- ल्ियांनी :मंढळ्यांत:: उगेच: राहारवे; त्यांस बोल- 
घ्याची 'परवानयीः नोहीं; नियमशह्क्ाहि सांगते त्याप्रमाणें 


२१०० 


करिंथकरांस पहिलें पत्र 


अ० १४:३१४-१५:२८ 





त्यांनी.अधीन असावें: ३५ त्यांस कांहीं माहिती करून 
बेण्याची इच्छा असली तर त्यांनीं आपल्या. नवर्‍यांस घरीं 
विचारावे; स्रीनेंः मंडळींत बोलावें हे लाजेचं आहे. ३६ 
देवाचें: क्चन-तुम्हांप्रासून चाळू झालं काय £ अथवा तें 
केवळ तुम्हांकडे आर्ट काय १ 


प्राम झालेला असें मानितो, तर जें मीं तुम्हांस लिहिलं तै 
प्रभूची. आज्ञा आहे असें त्यानें समजावे, ३८ तसें कोणी 
समजत नसल्यास न समजो. : 

३९ यास्तव बंधुजनहो, तुम्ही संदेश देण्याची प्रबळ | 
इच्छा बाळगा, व भिन्नभिन्न भाषा बोलणें मना करूं नका. 
४० सर्व कांहीं साजेंल असें व व्यवस्थितपणे होऊं द्या. 

म्धताचं पुनरुत्थान 

१ बंधुजनहो, जी सुवार्ता मीं तुम्हांस सांगि- 

दु धर तली, जिचा तुम्हीं स्वीकार केला, जिच्यांत तुम्ही 
स्थिरहि राहत आहां, २ जिच्या द्वारें तुम्दांला 

तारण मिळालें आहे तीच सुवार्ता मी तुम्हांस कळवितों. 
ज्या वचनाने तुम्हांस ही सुवार्ता सांगितली त्या वचनानुसार 
ती. तुम्ही दृढ घरिली असेल; नसल्यास तुमचा विश्वास 
ब्यर्थ आहे. ३ मला जें सांगण्यांत आठें ते मीं तुम्हांस 
सांगून दिलें, त्यापैकीं मुख्य हें कीं घर्मशाक्राप्रमाणे ख्रिस्त 
तुमच्याआमच्या पापांबद्दल मरण. पावला; ४ तो पुरला 
गेला; धर्मशास्त्रापरमाणे तिसऱ्या दिवशीं उठविला गेला; ५ 
आणि तो केफाला, मग बारा जणांला दिसला; ६ त्यानंतर 
तो एकदम पांचश्यांपेक्षां अधिक बंधूंना दिसला; त्यांतील 
बहुतेक आजपर्यत हयात आहेत, आणि कित्येकांनी महा- 
निक्लक घेतली आहे; ७ त्यानंतर तो याकोबाला, मग 
सर्वे प्रेितांस दिसला; ८ आणि जणू काय अकाळीं 
जन्मलेला जो मी त्या मलाहि सर्वाच्या शेवटी दिसला. 
९ कारण प्रेषितांत मी कनिष्ठ आहें; मो प्रेषित 
म्हणावयास योग्य नाहीं, कारण मीं देवाच्या मंडळीचा 
छळ केला. १० तरी जो कांहीं मी आहें तो देवाच्या 
कृपेनें आहें; आणि मजवर त्याची जी कृपा ती व्यर्थ झाली 
नाहीं; कारण त्या सर्वांपेथ्ां मी. अतिशय श्रम केले. ते मी 
केले असे नाहीं, तर मजबरोबर असणाऱ्या देवाच्या कृपेनें 


२०१ 


"३७ जर कोणी स्वतःला संदेष्टा किंवा आध्यात्मिक दान 


केले. ११ सारांश, मी' असो किंवा ते असोत, अक्षीचं 
आम्दही घोषणा करिता, आणि तुम्हीं असाच विश्वास धरिला. 

१२ आतां ख्रिस्त मेलेल्यांतून उठविला गेला आहे अशी 
त्याविषय्रीं घोषणा होत आहे, तर मेलेल्यांचें पुनरुत्थान 
नाहीं, असें तुम्हांतील' कित्येक जण कसें म्हणतात १ १३ 
मेलेल्यांचें पुनरुत्यान नांही, तर ल्रिस्तहि उठविला गेला 
नाहीं; १४ आणि ख्रिस्त उठविला गेला नाही, तर आमची 
घोषणा व्यर्थ ब तुमचा विश्वासहि व्यर्थ; १५ आणि आम्ही 
देवाविषयी खोटे साक्षी असे ठरलो; कारण देवाविषयी आम्ही 
अशी साक्ष दिली कीं त्यानें ख्रिस्ताला उठविले; पण मेलेले 
उठविले जांत नाहींत तर त्यार्ने त्याला उठविले नाहीं. १६ 
मेलेले उठविले जात' नाहींत तर ख्रिस्तहि उठंबिला गेल्य 
नाहीं. १७ ख्िस्त उठविला गेला नाहीं तर तुमचा विश्वास 
निष्फळ; तुम्ही अजून आपल्या पापांत आहां; १८. आणि 
त्रिस्तामध्यें ज्यांनीं महानिद्रा घेतली आहे त्यांचा नाश 
झाला. १९ या आयुष्यांत आपण क्षिस्तावर आश्या ठेवणारे 
असे केवळ आहों तर मग सवे मनुष्यांपेक्षां आपण लाचार 
आहों. 

२० तरी पण ल्तिस्त महानिद्रा घेतलेल्यांतलें प्रथम 
फळ असा मेलेल्यांतून उठविला गेला आहेच. २१ मनु- 
ष्याच्या द्वारें मरण आलें, म्हणून मनुष्याच्या द्वारे मेलेल्यांप्चें 
पुनरुत्यानहि आहे. ९२ जसे आदामामध्यें सवे मरतात 
तसे ल्रिस्तामध्यें सवे जीवंत केळे जातील; २२ पणं प्रत्येक 
आपापल्या क्रमाप्रमाणें; प्रथम फळ त्रिस्त; मग ख्रिस्ताच्या 
आगमनकाळीं जे त्याचे होणार ते लोक. २४ नंतर दोंवट 
होईल, तेव्हां सर्व आधिपत्य, सवे अधिकार, व सामथ्ये हीं 
नाहींतशीं केल्यावर देवपित्याला तो राज्य सोपून देईल. 
२५ कारण आपल्या 'पायांखालीं सर्वे शत्रु ठेवीपर्यंत ” त्याला 
राज्य केळें पाहिजे. २६ शेवटला शत्रु जो मृत्यु तो नाहींसा. 
केला जाईल. २७ 'त्यानें सवे वश करून याच्या पर्यासाठीं 
ठेविठे;* परंतु'सर्व वश केलें आहे असें जेव्हां म्हटलें तेव्हां, 
ज्याने-त्याला सर्वे वश करून दिले, तो अर्थातच बाहेर 
राहिला. २८ त्याला सर्वे कांहीं वश झालें असें जेव्हां होईल 
तेव्हां, ज्यानें त्याला सवे वश कशून दिलें त्याला, पुत्रहि 
स्वतः वंश होईल; यासाठीं ह्रीं देवानेसर्वात सर्वअसें व्हावें. 


अ० १५५:२९-१६:२ 


करिंथकरांस पहिलें पत्र 





२९ असें नसल्यास:मेळेल्यांबद्दल जे बाप्तिस्मा घेतात 
ते काय करितील? जर मेळेळे मुळींच उठविले. जात नाहींत 
तर त्यांच्याबंद्दळ ते बाप्तिस्मा. कां घेतात १: ३० आम्हीहि 
घडोघडी प्राणसंकटांत कां पडतो £ ३१ बंधुजनहो, तुम्हांस 
विषयीं जो अभिमान बला लिंस्त येशू आपला प्रभु ह्याच्या 
डायीं. आहे त्याची हपथ घेऊन.. भी म्हणतों कीं: मी रोज 
रोज. मरतो; ३२ इफिसांत मीं. श्वापदाबरोबर ठढाई केली 
ती मनुष्यांच्या साधारण हेतूनें केली असती तर मला काय 
लाभ: मेलेळे उठविळे जात नाहींत, 'तर चला,:आपण खाऊं, 
पिकं, कारण उद्यां मराटरण्चें आहे. २३ फसू नका, कुसं- 
गतीनें नीति-बिघडते. ३४ धार्मिकतेसंबंधारने शुद्धीवर या, 
आणि पापं करू नका; कारण कित्येकांस. देवासंबंथानें ज्ञान 
नाहीं; हे मी. तुम्हांस लाजविण्यासाठीं बोलतों. र 

* ३५ आतां कोणी म्हणेल, मेठेठे कसे उठविळे जातात, 
व. ते. कोणत्या प्रकारच्या गरीराने येतात ३६ हे 
निबुंद्धि मनुष्या, जें तूं. स्वतः पेरितोस तें .न. मेळे तर 
ते. जीवंत होत नाहीं; ३७ आणि :तूं- पेरितोस : त्याचें 
भावी अंग तूं पेरीत नाहींस, तर नुसता दाणा, तो 
गव्हाचा किंवा . दुसऱ्या कशाचा असेल; २३८ देव आपल्या 
संकृत्पाप्रमाणें. त्याला अंग. .देतो; स्हणजे. बीजांतल्या 


अत्येक्राला ज्याचें त्याचें अंग. देतो. .३९ सवे देह | 


खेच.. नाहींत; तर -मनुष्यांचा देह हा एक. प्रकार, पक्ष्यांचा 
द्वेह हा. एक प्रकार व. माझांचा देह हा एक प्रकार. ४० 
वशींच-स्वर्गीय शरीरें व पार्थिव शरीरें आहेत; पण स्वर्गी: 
यांचें तेज. एक, आणि -पार्थिबांचें एक. ४१: सूर्याचे तेज 
बेळे; चंद्राचें तेज- वेगळे; .ताऱ्यांचें तेज वेगळें; ताऱ्यांता 
ऱ्यांच्या तेजात भेद आहे; ४ २तसें मेळेल्यांचें पुनरुत्यान आहे. 
बिनाक्षीपणांत पेरळें जाते; आअविनाशीपणांत उठविले जाते; 
४३ .अपमानांत पेरलें जाते; गौरवांत उठविले जातें; अशक्त: 
'्पणांत पेरळें जातें; सामर्थ्यात उठविळें जातें; ४४ प्राणमय 
शरीर असें पेरलें जातें; आध्यात्मिक. शरीर असें .उठव्रिलें 
जातें. जर प्राणमय शरीर आहे तर.आध्यात्मिक शरीरहि आहे. 
४५५ त्याप्रमार्णे शाळळेख आहे कीं “ पहिला मनुष्य आदाम 
जीवेत प्राणी असा झाला,” शेवटला आदाम डीवंत करणारा 


नाहीं; प्राणमय तें प्रथम आहे, मग जें आध्यात्मिक तें. 
४७ “ पहिला मनुष्य भूमीपासून मातीचा आहे, * दुसरा 
मनुष्य स्वगीपासून आहे. ४८ तो जसा मातीचा होता तसे जे 
मातीचे तेहि आहेत; आणि तो स्वगोतला जसा आहे तसेच 
जे स्वर्गातठे तेहि आहेत; ४९ आणि जो मातीचा त्याचें 
प्रतिरूप जसें आपण धारण केलें, तसें जो स्वर्गातला 
त्याचेंदि प्रतिरूप धारण करूं. 

५० बैथुजनहो, मी असें म्हणतो कीं मांस व रक्त 
ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळूं शकत ' नाहीं; 
आणि विनाज्ञीपणाला अविनासीपणा'वें वतन मिळत नाहीं. 
५१ पाहा, मी तुम्हांस एक गूढ गोष्ट सांगतो; आपण 
सवेच महानिद्रा घेणार नाहीं, तरी आपण सवे बदळून 
जाऊं, ५२ क्षणांत, निमिषांत, शेवटल्या करण्याच्या 
वेळेस; कारण करणा वाजेल, मेलेले ते अविनाद्ली 
असे उठवबिळे जातील, आणि आपण बदळून जाळं. 
कारण हें जें विनाशी त्यानें अविनाशीपण परिधान करावें, 
५३ आणि हें जें मत्ये त्यानें अमरत्व परिधान करावें 
हें आवश्यक आहे. ५४ हें जें विनाशी त्यानें अविनाशी- 
पण परिधान केलें, आणि. हें जें मर्त्ये त्याने अमरत्व 


' परिधान केलें, असें जेव्हां. होईल, तेव्हां ' मरण. विजयांत 


आसिलें गेळें आहे, - असा जो शात्रलेख तो पूर्ण होईल: 
५५ * अरे मरणा, तुझा ब्रिजय कोठे £ अरे मरणा, तुझी 
नांगी कोठे१? ५६ मरणाची नांगी पाप; आणि पापाचें 
बळ नियमशाख्र आहे; ५७ तरी जो देव. आपल्या. प्रभु 
येळ. ख्रिस्ताच्या द्वारे . आपणांलठा जय देतो त्याची 
स्तुति असो. ५८ यास्तव माझ्या प्रिय बंधूंनो, .प्रभूमर्ष्ये 
तुमचे श्रम. व्यर्थ नाहींत हें तुम्ही जाणून आहां; म्दणून 
तुम्ही स्थिर, अढळ व प्रभूच्या कामांत. सवेदा अति तत्पर 
असा. 
यरुशलेम येथील. गोरगरिबांसाठी जम- 
बिलेली वर्गणी 
न १ आतां पवित्र जनांसाठी जी वगेणी तिज- 
द्‌ विषयीं मी गलतीयांतील मेडळ्यांस आज्ञा दिल्या- 
प्रमाणे तुम्हीहि करा. २ आठवब्याच्या पहिल्या 


आत्मा.असा झाला. ४६. तथापि. जें आध्यात्मिक तें प्रथम । दिवशीं तुम्हीं प्रत्येकाने जसें आपणांस यद मिळाळें असेळ 
२०२ 


करिंथकरांस पहिलें पत्र-कस्थिकरांस दुसरें पत्र 





स्य्रांप्रमाणे, आपणाजवळ दव्य अमा करून ठेवावें; यासाठी : 


कीं मी येईन तेव्हां वेण्या. होळं नयेत. ३ मी येईन तेव्हां 


'ब्याःकोणांस तुम्हीं पत्रे देऊन मान्य कराल त्यांस तुमचा | 


धर्मादाय यरुलेमास पोहंचविण्याकरितां मी पाठवीन. 
४ मींहि जावें असें योग्य दिसल्यास ते माझ्याबरोबर येतील. 
खासगी बाबी व निरोप घेणें 

५-मी जातांना मासेदोनियांतून तुम्हांकडे येईन; कारण 
'मी भासेदोनियांतून नीट जाणार . आहें; ६ पण कदाचित्‌ 
सुम्हांजवळ राहीन व हिंवाळाहि घालवीन, यासाठीं कीं 
'मला जावयाचें असेल तिकडे तुम्हीं मला वाटेस लावावें. 
७कारणं अतां तुम्हांस केवळ भेटून जावें अशी माझी इच्छा 
-नाहीं; तर प्रभूची इच्छा असल्यास मी कांहीं दिवस तुम्हां- 
जवळ राहीन अशी आज्या आहे. ८. तरी पन्नासाव्या दिव- 
साच्या सणापर्यंत मी इफिस एर्थे राहीन; ९ कारण मोठें व 
काये साधण्याजोगें द्वार मजसाठी उघडले. आहे, आणि 
विरोध करणारे पुष्कळच आहेत 

१० तीमध्य आल्यास त्याने तुमच्याजवळ निभयपणाने 
राहावें म्हणून खबरदारी ध्या; कारण जसा मी तसा तोहि 
ग्रभूचें काम करणारा आहे; ११ यास्तव. कोणी त्याला 
तुच्छ. मानूं नये, तर त्यानें. -मजकडे यावें. म्हणून त्याला 
सुखरूपपणे . वाटेस लावा; कारण मी त्याची. बंधुजनांसह 
येण्याची वाट पाहत आहें. १२ आपला बंधु: अपुोस 
ह्यानें बंघुजनांबरोबर तुम्हांकडे यावें, म्हणून मीं त्याला 
“फार विनवणी केली; तथापि आतांच यावें अशी त्याची 


अ० १६५२-९२ करिंथ. १५३ 


इच्छा: अंबंदीं: नव्हती; सवड होईल तेव्हां तो येईल. 

१३: सावध. असा, विश्वासांत स्थिर राहा, मदोसारखे 
वागा; खंबीर व्हा. १४ तुमचें सवे कांहीं काये प्रीतीने 
व्हावें 





'५ बंधुजनहो, तुम्हांला स्तेफनाच्या घराण्याची माहिती 
आहे; तें:अखयाचें प्रथम फळ आहे, आणि त्यांनीं आंप- 
णांस पवित्र जनांच्या सेवेला वाहून दिळें आहे. : १६ 
अशांस, आणि जो कोणी सेवेंत साहाय्य करितो व तरम 
करितो त्यास, तुम्हीं मांन्य असार्वे अश्ली मी तुम्हांस 
बिनंति करितों. १७ स्तेफना,  फतूनात व अखायिक - हे 
आल्यानें मला आनंद झाला आहे; कारण तुम्ही मसल्याची 
उणीच त्यांनीं भरून काढिली आहे. १८ त्यांनीं माझ्या व 
तुमच्या आत्म्यांस विश्रांति. दिली आहे; यास्तव तुम्ही 
अशांस माम द्या. 

१९ आसियांतंल्या मंडळ्या तुम्हांस सलाम सांगतात. 
अक्विला व. प्रिस्का हीं व त्यांच्या घरांत जी मंडळी जमत 
असते तीहि तुम्हांस प्रभूमध्यें फार फार सलाम सांगतात. 
२०. सवे बंधु तुम्हांस सठाम सांगतात. पवित्र चुंबनाने 
एकमेकांस सलाम करा. 

२१ भज पौलाचा स्वदस्तुरचा सलाम. २२ जर कोणी 
प्रभूवर . प्रीति करीत नाहीं तर तो उत्सष्ट असो. मारान 
अथा ( आपला प्रमु आला)... २३ प्रमु येय, लिस्ताची 
कृपा तुम्हांसह असो. २४ क्रिस्त -येशसध्ये माझी प्रीति 
तुम्हां सवौसहह असो. आमेन. 





पौलाचें करिथिकरांस दुसरें पत्र 


नमस्कार व इद्योपकारस्मरण 


बंधु तीमध्य यांजकडून; २ देव आपल्य पिता व प्रमु येथ. 


१ करिंथ एथील देवाच्या मंडळीस व तित्च्या- ! ख्रिस्त यांजपासून तुम्हांस कूपा व शांति असो. 


€ सां अवघ्या अखयांतील सवे पवित्र जनांस देवाच्या 


३ आपल्या प्रभु येह्य ख्रिस्ताचा पिता जो देव. 


इच्छेने लिस्त येहचा प्रेषित झाळेला पौळ व आपला | कर्णाकर पिता व सवे सांत्वनदाता देव, तो . धन्यवादित 
२०३ 


अ० १२५२-२२ 


_ करिंथकरांस दुसरें पत्र 





असो. ४ तो आम्हांवरील सवे संकटांत आमचें सांत्वन 
करितो, असें कीं ज्या सांत्वनाने आम्हांला स्वतः देवाकडून 
सांत्वन मिळतें, त्या सांत्वनानें आम्हीं, जे कोणी कोणत्याहि 
सँकटांत आहेत त्यांचें सांत्वन करावयास समर्थ व्हावें. 
५ कारण लित्ताची दुःखें जशीं आम्हांस पुष्कळ होतात 
तसें लिस्ताच्या द्वारे आमचें सांत्वनहि पुष्कळ होतें. 
६ आम्हांवर संकट येतें तें तुमचें सांत्वन. व तारण व्हावें 
एतदर्थ येतें; आणि आम्हांला सांत्वन मिळतें तें तुमचें 
सांत्वन व्हावें एतदर्थ मिळतें; जीं. दुःखें. आम्ही सोसतों तीं 
सहन करण्याचे कामी तुम्हांला ते साघनीभूत होतें. 
७ तुम्दांविषयींची आमची आजा सुद्ढ अज्ञी आहे; कारण 
आम्हांस ठाऊक आहे. की जसे तुम्ही दुःखांचे अंदाभागी 
आहां तसे सांत्वनाचेहि अंशमागी आहां.. ८ बंधुजनहो, 
असावें अशी आमची इच्छा नाहीं; तें असें कीं आम्ही 
आमच्या शतक्तीपलीकडे अतिशेसय दडपून गेले; इतके की 
आम्ही जगूं किंवा जगणार नाही असें' आम्हांला झाले; 
« फार तर काय, आम्ही मरूंच असें आमचें मन आम्हांस 
सांगत होतें; आम्हीं स्वतःवर आशा न ठेक्‍ितां ती खतांना 
संजीव करणाऱ्या देवावर ठेवावी, . एतदर्थ हें झालें. 
१० त्याने आम्हांस. एवढ्या मोठ्या प्रांणसंकटांतून सोड- 
विटे, तो आतां सोडवीत आहे, आणि तो आझ्दांस यापुढेंहि 
सोडवील, अशी त्याजवर आमची आज्या आहे. ११ तुम्हींहि 
आम्हांसाठी प्रार्थना करून आम्हांला साहाय्य करावें; असें 


कीं र्जे कृपादान बहुत जणांच्या योगें आम्हांस मिळालें |. 
त्याविषयींचें 


उपकारस्मरण आमच्या वतीने बहुत जणांनी 
करावें. . . 

१२ आम्हांला अभिमान बाळगण्याचे कारण, म्हणजे 
आमच्या मनाची साक्ष, ही आहे कीं दैहिक ज्ञानाने नव्हे, 
तर देवाच्या कृपेनें, देवाने दिलेल्या पवित्रतेनें व सात्विक- 
अंगाने आम्दी जर्गात व विशेषेकरून तुम्हांबरोबर वागलो. 
१३ कारण जें तुम्ही वाचतां किंवा कवूळ करितां त्यावांचून 
दुसरें कांहीं आम्ही तुम्हांस लिहीत नाहीं, आणि शेवट- 
पर्यंतहि तुम्ही ते कबूल कराल अज्ञी मला आशा आहे; 


१४ त्याप्रमाणें तुम्ही 7'हीं अंशीं आम्हांकडे कबूल केलें 
कीं जसें आपल्या प्रभु येथःच्या दिवशीं तुम्ही आमच्या 
अभिमानाचा विषय आहां तसें आम्ही तुमच्या अमि- 
मानाचा आहों. 

त्याची भेट पुढें ढकलण्यांत आली 

१५ असा भरंवसा बाळगून तुम्हांस दोनदा अनुग्रहदान 
मिळावें म्हणून, तुम्दांकडे पहिल्यानें यावे, १६ तुम्हांकडून 
मासेदोनियास जावें, नंतर पुनः मासेदोनियाहून तुम्हांकडे 
यावें, आणि तुम्हीं मला यहूदीयाकडे वाटेस लावावें, असा 
माझा बेत होता. १७ तर असा बेत असतां. मीं चंचळपण 
केलें काय ९ अथचा मळा होय होय म्हणतां यावें आणि 
नाहीं नाहींहि म्हणतां यावें म्हणून जें मी योजितों तें 
देहस्वभावाप्रमाणें योजितों काय £ १८ देव विश्वासू आहे, 
आमचें तुम्हांबरोबरचें बोलणें, होय नाहीं असें नाही. 
१९ कारण देवाचा पुत्र येशू ल्रिस्त ह्याची घोषणा आम्हां- 
कडून, म्हणजे मी, सिल्वान व तीमध्य यांजकडून, तुम्हां- 
मध्यें झाठी ती होय नाहीं अक्षी झाली नाहीं, तरे त्याच्या- 
मध्यें होय हेंच झालें; २० देववचनें कितीहि असोत, 
त्यामध्यें ( ख्रिस्तामध्यें ) होय हें आहे; यामुळें आमच्या 
हातून देवाचें गौरव व्हावें म्हणून त्याच्या द्वारें भामेन हेहि 
आहे. २१ जो आम्हांस अभिषेक करून तुम्हांसह ख्विस्ता- , 
मध्यें सुदड करितो तो देव आहे; २२ त्याते आम्हांवर 
दिक्काहि कॅला व आमच्या अंतःकरणांत आत्मा दा 
विसार दिला. 

२३ देवाला साक्षी ठेवून मी आपल्या जिवाची शपथ 
घेतों कीं मी करिथास येणें रहित केलें, ह्यांत तुमची गय 
केली. २४ आम्ही तुमच्या विश्वासावर सत्ता करितों असें 
नाहीं, तर तुमच्या आनंदाचे सहकारी आहों, तुमची स्थिति 
आहे ती विश्वासाने आहे. 

१ मी. आपल्या ठायीं निश्चय केला दोता वॉ 

२ तुम्दांकडे दुःल देण्यास फिलून येऊं नये. २ कारण 
जर मी तुम्हांस दुःख देतों तर ज्याला मजपासून 
दुःख होतें त्याच्यावांचून मला आनंद देणारा कोण आहे ६ 
३ मीं हेंच तुम्हांस लिहिलें होते, यासाठीं कीं मी आल्या- 
वर, ज्यांच्यापासून मला आनंद व्हावयाचा त्यांजपासून 


२९० 





क गता ला नग्रे;-सला ुम्दी सवविषर्यी असा भरवसा 
आहे. की. भाझा आनंद तो. तुम्हा सर्वांचा आनंद आहे. ४ 


श्री फार संकटांत -.मनस्तापांत असतांना अश्रु गाळीत । 


दुहस:शिहिळे होतें; तुमदी दुःखी व्हावें म्हणून नाही, तर 
तुम्हांवर भाशी जी विशेष प्रीति आहे ती तुम्ही .ओळखावी 
म्हणून त्िहिळें. 
पश्चात्ताप केलेल्यास घ्तमा करणे 
५ कोणीं. दुष्व दिळें असेलतर त्यानें तें मलाच नाहीं 


तर कांही अंशी मी कडक होऊं' इच्छीत नाहीं.) तुम्हां न 


सर्वाला. दिलें. ६ अद्या मनुष्याला :मोठ्या पक्षाने . दिलेली 
बोक्षा पुरे. ७ त्या'मनुष्यानें आपल्या दु:खातिठायांत बुडून 


जाऊं नये. म्हणून तुम्ही उलट त्याला क्षमा करून त्याचें 


सांत्वन करावें, हें : बरें. ८ यामुळें. मी. तुम्हांस: विनंति 
करितों की तुम्डी त्याजवर प्रीति करण्याचें ठरवा. २ हें मीं 
मासाठी लिहिते. होतें कीं. तुम्ही संव प्रकारें ;मह्ह्ायुसारी 
आहां की नाहीं. याचें मला प्रमाण: पटावे. १० . तुमही एका: 


हाय. कशाबद्दल तंरी क्षमा करितां: स्मालाः जाची मीहि 
श्षमाल्करितों; कारण'' मीं. कशाची क्षमा: केली श्िसली तर 


ज्मा कशाची क्षमा: केळी ती. तुम्दांकरितां:लित्तास्पाक:क्ेळी 

आहेः ११: यासाठी कीं सेतानाचें आप्रल्यावर वर्चस्व- होऊं 

नये$ त्याचे व्रिचार आपल्याला कळत नाहींत-झश्षें बाही. - 
शुभवृसांमुळे उक्तंनण्परी संकटे व :जयोर 


स्सवाचे , 

१३»क्सो; :!सी. करिस्ताची .सुवारता - सांगण्य़ासाठीं त्रोव- | . 
सास आल्याबर.. मळा :प्रभूमध्यें दार उघडलें;... १३:तेच्छं व 
माझा त्ंधु तीत मरत .भेढला जाही, म्हणून माझ्या ज़िकला , 
चैन पडलें. नाहीं. मग तेथल्या लोकांचा निरोप पेळन मी 


१४ जो..देव आम्हांस सवदा लित्तामध्यें.जयोत्सवानें 





अ० २५३ त ह] 


आहे १.१७ पुष्कळ लोक देवाच्या वचनांत-भेळ करून तें. 
बिघडवून टाकितात तसे आम्ही नाहीं; तर जसें सात्विक- 
पणानें व देवाच्या द्वारा बोलावें तसें. आम्दी देवासमद्ष 
किस्तामध्यें बोलगारे आहों. 
ख्थिस्तालुयायी लोकच पोलाची शिफा- 
"र्सपत्रे आहेत. 
१ आम्ही आपली बाखाणतूक पुनः करूं लागलें 
३ आहें काय १ अथंवा जशी कित्येकांस तशी आम्हां 
तुमदॉंकडे किंवा तुम्दांपांसून दिफारसपत्रें प्राहिजेत 
काय १ २. तुम्हीच आमचें प्र - आमच्या : अंतःकरणांवर 
लिहिलेलें, सवे मनुष्यांना कळलेठे-व त्यांनीं वाचळेलें, असे 
आहां; ३ शाईने नव्हे, तर सदाजीवी देवाच्या आत्म्याने 
लिहिलेलें, “ दगडी पाठ्यांवर -नव्हें, तर मांसम्यअंत:करण- 
रूपी पाठ्यांवंर लिहिलेळें,” . आमच्या सेनेच्या योगें सिद्ध 
झालेलें लिस्ताचे पेत्र, असें तुम्ही प्रसिद्ध होतः आहां. ४ 
असा देवासंबंधीं भरवसा आम्हांस: ख्रिस्ताच्या हारे आहे; 
५ आम्ही स्वत: कोणतीहि गोर आपण होऊनच. ठरवि- 
प्यापुरते समं्थ-आहो. असें: म्हणत: नाही;: आमचें साम्ये 
देवापासून आद्े;-.६. त्यानेच .: आम्हांस जन्या कराराचे 
सेवक होण्यासाठी. समर्थ. केलें; तो:-करार 'ठिखी! जव्हे, 
आध्यात्मिक आहे; कारण ''डेव्दे : जिदें ::मारितो;: आत्मा 





.2 जिचा: ठेल दगडांवर कोरळेला. धसून जिते: पयेव- 
सान: स्ृत्यूंत होत असे ती सेषा :एवढी. तेजस्वी होती की 
“मोशाच्या तोंडाचें तेज “नाहींसें: होत चाळले -असूनहि 


' इख्घाएल लोकांना त्याच्य़ा. तोंडाकडे दृष्टि लाषवेंना; & तर 


आध्यात्मिक सेवा विज्वेषतः 'सेजस्वी. ह्येणार नाहीं काय १ ९ 


नेतो, आणि सर्व ठिकाणीं आमच्या द्वारे. आपल्याविषयींच्या | कारण ज्या सेवेचा परिणाम दंदाह-ती; तेजोमय होती, तद 
ज्ञानाचा “सुगंध प्रकट करितो, त्याची स्तुति असो. १५ | जिया परिणामः नीतिमृत्त्व-: ती: विज्ञेषत: फारच जातत . 
तारणप्राप्ति. होत असलेले. आणि नाश :होत. असलेले: अशा । तेजोमय: असणार.-.१ ८:इलकेंडू,*नव्हे, तर * जे : तेजस्वी 
लोकांसंबंधानें आम्दी देवाला ख्रिस्ताचा सुगंध असे आहों. र्‍या तुल्चेंत अति-तेजानेः“ तेजोंहीन शाळें,२ ११ 
१६ एकाला सृत्यूचा मारक गंध आणि एकाला जीवनांचा । नः होत चाल्लेठें जर .तेजयुक्त आहे 'तर- जे टिकाळः हें 
जीवनदायक. गंध. आहो. हें कार्ये करावयास कोण लायक । विशेषतः तेजस्वी असणार. 

२०५ 


भल .३:१२--५४२ 


- करिंथकरांस दुसरें :पत्र 





“१२. तर मग आम्हांस अशी आश्या असल्यामुळें आम्ही 
फार ग्रशत्तपणे*्बोजतो; १२. इस्लाएक लोकांनीं नाहीशा 
होणाऱ्या गोष्टींच्या अंतावर दष्टि लावूं. 'नये म्हणून 
मोशे “आपल्या मुखावर आच्छादन घालीत असे 
तसें . आम्ही : करीतं नाहीं; ' १४ परंतु: त्यांची मने 
कठीण झालीं; कारण: जुना करार वाचण्यांत येतो 
तेन्हा तेंच : आच्छादन. आजपर्यंत तशेंच न काढि- 
खेले. राहते; ते -खिह््तामध्यें -चाहींसे होते. १५ :आजपर्यन 
मोझाचा ग्रेथ वाचध्यांत येतो तेव्हां त्यांच्या अंतःकरणावर 
आच्छादन .राहते;....१६ * ' परंतु. ते. 'प्रभूकडे वळले 


"म्हणजे. आच्छादन काढिले जातें, ! १७ प्रभु आत्मा आहे; 


आणि. जेथें प्रभूचा आत्मा आहे तेथें मोकळीक आहे. १८ 
परंतु आपल्या. मुखांवर आच्छादन नसून आपण सवे जण 
आराप्रमाणे प्रभूच्या वैभवाचे प्रतिबिंब पाडीत आहों आणि 
प्रभु जो. आत्मा त्यांच्या. द्वारें, तेजस्क्तिच्या परंपरेने, 
आपलें ख्पांतर : हेत. असतां आपण 'त्याच्याशीं समरूप 
होत आहों.. 

: १"यास्तव आभ्दांवर दया झाल्याप्रमाणे. ही सेवा 
९ आम्हांस: दिली आहे, म्हणून आम्ही धैर्य सोडीत 
* _ भाहीं;:रे आम्ही लजेच्या गुप्त गोष्टी वर्जिल्या आहेत, 
आम्ही. कपटाने चालत .नाहीं व॑ देवाच्या .वचनाविषयीं 


कपट करीत नाहीं; तर-सत्य प्रकट करून देकासमक्ष प्रत्येक 


मनुष्याच्या मनाला ऑपणांस पटवितो. ३ आमची सुवातो 
-आच्छांदिळेली असल्यास ज्यांचा नाश होत आहे त्यांच्या 
दायी'ती ऑन्छादिळेली-आहे. ४ त्यांजविषयीं या युंगाच्या 
देवाने: विश्वास न ठेवणाऱ्या “लोकांचीं मने. अंघळीं केली 
आहेत, योसाठीं की देवाची प्रतिमा. जो स्तिस्ते त्याच्या 
तेजाच्या' सवार्तेचा. प्रकाश. त्यांवर 'प्रकाछ, नये. “५ आम्ही 
आपलें नव्हे, तर लिंस्त येथ हा. प्रभ अर्से. त्याचें घोषण 
करितो, आणि येश्वमुळें मग्दी तुमचे दास असें स्वतःचे 
शोषण करितों. ६ अंधारांदून उजेड प्रकादित होईल असें 
जो देंब बोलला तो, येशू. ख्रिस्ताच्या मुखावरील देवाच्या 
तेजावें ज्ञान प्रकादित करावें म्हणून, आमच्या अंतःकर- 
णांत प्रकाशला आहे. 


प्रेषितांची दाक्तिहीनता व देवाचें सामर्थ्य 

७ ही -आभची संपत्ति. मातीच्या भांच्यांत आहे, 
यासाठीं कीं सामर्थ्यांची पराकाष्ठा देवाची आहे, आमच्या 
द्वारा होत नाहीं, हें समजावें. ८ आम्हांवर चोहोंकडून संकटे 
आलीं तरी. आम्ही संकुचित. झालों नाहीं; .घोटाळ्यांत 
पडलो तरी निराश झालों नाहीं; ९ आमचा प्रादळांग झाला 
तरी आमचा परित्याग करण्यांत आला नाहीं; आम्ही खालीं 
पाडलेळें आहो तरी आमचा नाझ झाला नाहीं; १० आम्ही 
येशूचा वध सवदा शरीरांत वागवितों; यासाठीं कीं * येशूने 
जीवनहि आमच्या शरोरांत प्रकट व्हावे. .११ कारण जे 
आम्ही जीवंत राहतों. ते येंमुळें मरणाला . सदासवेदा 
सोपफ्टें जात आहों, यासाठीं कीं येशूचे जीवनह्िि आमच्या 
मेत्ये .देहांत प्रकट व्हावे. १२ आम्हांमध्यें मरण, पण 
तुम्द्दांमध्यें जीवन आपलें कार्थ चालविते. १२ * मीं विश्वास 
चरिला. म्हणून बोलत्पे: ' या शाळलेखानुसार जो विश्वासाचा 
आत्मा. तोच आत्मा आमच्या ठायीं असल्यामुळें. आम्ही 


। विश्वास धरितो आणि त्यामुळें बोलतोंहि. “१४ हे. आम्हांस 


ठाऊक आहे कीं:ज्यानें प्रभु येक्वला उठविळें तो येशबसेवरु 
आम्हांसहि उठवील व तुमच्याबरोबर. सादर करील; १५ 
सवे कांहीं तुंम्हांकरितां आहे, यासाठीं कीं जी कृपा पुष्वाळ 
जणांवर होऊन विपुळ झाली ती देषाच्या भौरवार्थ- अपार 
आभारप्रदर्शन होण्यासाठीं साधनीभूत व्हावीः: :.... 
क्षणिक दुःख 'पण साषकालिक वैभव 
“१६ यास्तवं आम्ही बैये सोडीत: नाही; आमचा बाह्य 
देहक्षय पावत. आहे, तरी अंतरात्मा दिक्सेंदिवंस भवा 
होत आहे. १७ कारण आम्हावर येणारें क्षणिक व अल्प 
सकट हें आम्हांसाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणांत अनंतकालिक 
गौरवाचा भार उत्पन्न करिते; १८ आम्ही दृश्य वस्तूकडे 
नाहीं तर अद्य वस्तूंकडे लक्ष लावितो; कारण इस्य पस्तु 
क्षणिक आहेत, पण अदश्य वस्तु अनंतकालिक आहेत. 
१ कारण आम्हांस ठाऊक आहे कीं आमचें 
व्र पृथ्वीवरील मंडपरूपी ग्रह मोडळें तरी स्वर्गात आम्हांला 
२" देवापासून सिळालेळें एक ग्रह आहे; तें हातांनी न 
बांधिलेळे, अनंतकालिक असें आहे. २ श्या ग्हांत असतांना 
आम्ही रवर्गीय गृहृरूप वक्ष परिधाने करण्याच्या उत्कंठेने 


२०६ 


करिंथकरांस:दुसरें' फत्न 





कप्ह्तो; , ३: आम्ही अशा प्रकारें परिधान केलेले असलों 
म्हणजें आम्ही उघडे सांपंडणार नाहीं. ४ कारण जे आम्ही 
यां मड्पांत॑ आहो ते आम्ही भाराक्रांत होऊन कप्हतों; वस्त्र 
काढून टाकोवें. अज्ली-आमंची इच्छा आहे असें नाहीं, तर 
परिघान कराचें अश्नी इच्छा बाळगतो; यासाठीं कीं जे मर्त्य 
आहे तें जीवयांच्यारयोगें ग्रासले जावें. ५ ज्यानें आम्हांस 
यांचकरितां सिद्ध केळें तो देव आहे; त्यानें आम्हांस आत्मा 
विसार असा दिला आहे..-६ यास्तव आम्ही सवदा वैर्य 
धरितो; आणि हें लक्षांत बाळगतो कीं आम्ही शरीरांत वास 
करीत आहों तोंवर आम्ही प्रभूपासून दूर असलेले असे 
प्रवासी आहो. ७ ( आम्ही विश्वासाने चालतो, .डोळ्यांनीं 
दिसतें त्याप्रमाणे चालत नाहीं ); ८ आम्ही धेय धरितो, 
आणि झरीराबाहेरचे प्रवासी असून प्रभूसह ग्रहवास करणें 
हॅ आम्हांस अंधिक बरें वाटतें. ९ यास्तव आम्ही.ग्रहवासी 
असलों क्रिंवा प्रवासी असलो तरी त्याला संतुष्ट - करण्याची 
आंमची होस आहे. १० कारण आपणां सर्वास श्रिस्ताच्या 
न्यायासनासमोर. खऱ्या स्वरूपाने प्रकट झालें . पाहिजे, 
यासाठीं कीं प्रत्येकाला, त्यानें देढानें केलेल्या गोष्टींचे फळ 
मिळावे; मंग त्या बऱ्या असोत [किंवा वाईट असोत. _ 


... खिस्ताची प्रीति आम्हांला आवरून धरते 


“११ यास्तव आम्ही प्रभूच्या भयाची जाणीव बाळगून 
मनुष्यांची समजूत घालितो; देवाला तर आम्ही-प्रकट आहों; 
आणि तुमच्या मनांतहि प्रकट झालो आहों अक्षी आज्ञा 
मी धरितो. १२ आम्ही तुम्हांजवळ आपली प्रशंसा पुनः 
करीत नाहीं, तर तुम्हांस आम्हांविषयीं अभिमान बाळग- 
ण्याचा प्रसंग य़्ावा म्हणून असें. बोलतों;. यासाठीं कों जे 
अंतंःकरणांत नंव्हे तर .तोंडावर अभिमान बाळगितात त्यांस 
त्रुम्हांला उत्तर देतां यावें. १ ३-आम्ही भ्रमिष्ट झालो असलो 
तर तें देवासाठी, आणि आम्ही शुद्धीवर असलों तर तें 
तुम्हांसाठीं आहों. १४ ल्लिस्ताची म्रीति. आम्हांस आवरून 
धरिते. आम्ही असें समजतो कीं एक सवासाठीं मेला तर 
सर्वे मेळे; १५ आणि तो सर्वासाठी. याकरितां. मेला. की 


जे जगतात त्यांनीं पुढें स्वतःकरितां नव्हे तर ' ग्रांच्यासाठी. 


जो मेला व उठला त्याच्याकरितां जगावे 


अ९० ९:२-८:८ 
खिस्ताठायी राहिल्याने नवजीवन 


: १६: आतांपासून :आम्ही कोणाला देहावरून ओळखत 
नाहीं; आणि जरी आम्हीं ख्रिस्ताला देहवरून ओळखले 
होतें तरी आतां यापुढें त्याला तसें ओळखत नाहीं. 
'१७ जर कौणी: लित्ताच्या ठायीं आहे तर.तो नवी उत्पत्ति 
आहे; जुनें तें होऊन गेलें; पाहा, तें नवें झालें आहे. 
१८ हें.सर्व देवापासून आहे; त्यानें आपणाबरोबर तुमचा 
आमचा समेट ल्िस्ताच्या द्वारें केला, आणि समेटाची 
सेवा आम्हांस दिली; ५९ म्हणजे जगांतील लोकांचीं 
पातके त्यांजकडे न मोजतां, देव. ख्रित्तामध्ये आपणा- 
बरोबर जगाचा समेट करीत होता; आणि त्यानें आम्हांकडे 
समेटाचें ववन सोपवून दिलें. 
सभेटाचा संदेश 
२० यात्तव देव आम्हांकडहून बोध करीत असल्या- 
सारखें आम्ही क्निस्ताच्या वतीनें वकिली करितां; देवा- 
बरोबर समेट केळेळे असे तुम्ही व्हावें अशी आम्ही 
ख्रिस्ताच्या वतीने विनंति करितो. २१ ज्याला पाप ठाऊक 
नव्हतें त्याला त्यानें. तुमच्याआमच्याकरितां पाप असें केलें; 
यासाठीं की. आपण त्याच्याठायीं देवाचें नीतिमत्त्व 
असें व्हावें. 
१ आम्ही त्याच्यासह काये करीत. आहों; म्हणून 
& विनंति. करितों कॉ तुम्हीं देवाच्या कृपेचा स्वीकार 
. व्यर्थ होऊं देऊं नये; २ ( कारण तो म्हणतो : प्रसाद- 
समयीं मीं तुझें 'ऐकलें, 
व उद्धारदिनीं मीं तुळा साहाय्य केलें; 
पाहा, आतांच. प्रसादसमय; ” पाहा, आतांच “ तारणाचा 
दिवस ” आहे; ) ३ आमच्या सेवेला. दोष लागू -नये 
म्हणून आम्ही कोणत्याहि प्रकारे ..अडखेळण्यारचे“ कारण 
होत नाहीं; ४ तर सर्वे गोष्टींत देवाच्या सेवकांप्रमागे 
आम्ही आपणांस पटवितों; फार संहृनक्षीलतेनें, संकटांनी, 
विपत्तीनें, पेचांनीं, ५ फटक्यांनीं, बंदिवासांनी; :दृजर्यांनी, 
कष्टांनी, जागरणांनीं, :उप्रासानी;:<-६०-झुद्दतेने, *ज्ञानानें 
क्षमेने, ममतेने; पवित्र: :झात्स्यार्ने; : निष्कफट : प्रीतीने 





*'७.सत्योंच्या वचनाने; 'देवाच्यासांमध्याने; उजवीडावी- 
. कडील न्याय्यत्वाच्या' शत्षास्राने, ' ८ गौरचानें व अपंमा- 


३०७ 


अ० ६५2-७११ 





९.अग्रतिद्ध मानिलेळे तरी सुप्रसिद्ध; “ मरणोन्येख '. असे 
मानिळेळे तरी पाहा, “ आम्ही जीवंत आहें;  * दिक्षा 
मोगंणारे , असे मानिळेळे “ तरी जिवें मारलेले नाही; ! 
१० दुःखी असंळेळें तरी सवदा आनंद करणारे; दरिदी 
मानिळेळे तरी बहुतांस सघन करणारे; कफल्लक असे 
मानिलेले तरी सर्ववस्तुसंपत्न, अक्षी आम्ही आपली लायकी 
प्रेमभाव दाखवावा म्हणून विनंति 
* “११ अहो -कारिथकरांनो, तुम्दांबरोबर॑ बोळण्यास आमचें 
तोंड मोकळे झाळे॑ आहे, आमचें “ अंतःकरण विस्तीर्ण 
आहे. ' १२ तुम्हांविषयीं आमचें अंतःकरण संकुचित 
नाहीं, तुमचींच अंतःकरणे संकुचित आहेत; १३ तर 
तुम्दीहि आमची फेड करण्यासाठी . आपलीं अंतःकरणे 
तशींच विस्तीर्ण. करा, हें. मी तुम्हांस आपलीं मुळें असें 
समजून सांगतों 
देवभक्त नसलेल्यांशीं मैत्री करूं नये 
म्दणून इशारा 

१४ तुम्ही विश्वास न ठेवणाऱ्यांबरोबर जडून विजोड 
होऊं. नका; कारणं. धर्म व अधर्म यांची भागी कल्षी 
होणार १ उंजेड व अंघार यांचा कसा मिलाफ होणार १ 
१५ लिस्ताचें बलियालाबरोबर कसें ऐक्य होणार £ विश्वास 
ठेवणारा व विश्वास न ठेवणारा हे कसे वाटेकरी होणार £ 
१६ देवाच्या मंदिराचा मूर्ताबरोबर मेळ कसा बसणार ? 
आपण सदाजीवी देवाचें मंदिर. आहों; देवाने असें म्हटलें 
आहे कीं “ मी त्यांत. निवास करीन व चालेन; मी त्यांचा 
देवऱहोहैन, व ते माझे लोक होतील, 
१७ यास्तव 

त्यांतून निघा व वेगळे व्हा, :- 

आणि अशुद्ध वस्तूला दिवूं नका 

म्दणजे मी तुम्हांस स्वीकारीन 
१८ आणि मी तुम्हांस पिता असा होदैन, . 
आणि तुम्ही मला पुत्र व कन्या अशीं व्हाल, 


असें सर्वेसत्ताधारी प्रभु म्हणतो. १ यास्तव प्रिय- 


; | (९) जनहो, आपणांला हीं वचनें मिळाली आहेत म्हणून 


देहाला व. आत्म्याला अशुद्ध करणाऱ्या सर्वांपासून 
आपण स्वतःशा शद्ध करावे आणि देवाचें भय घाळगून 
पावित्र्याची परिपूर्ति करावी. 

तीताच्या येण्याने आलेलं उत्तेजन 

२ तुम्ही आपल्या अंत:करणांत आम्हांस जागा द्या; 
आम्हीं कोणाचा अन्याय केला नाहीं, कोणाला निघडविर्टे 
नाहीं, कोणाला ठकविलें नाहीं. ३ तुम्हांला दोषी ठरविण्या- 
साठ मी हें म्हणत नाहीं; कारण मीं पूर्वी सांगितलें आहे 
कीं तुम्हांबरोबंर मरणें व तुम्हांबरोबर जीवंत राहणें ह्याची 
जाणीव आमच्या अंत:करणांत - आहे. ४ मला तुमचा 
मोठा भरवसा आहे; मला तुमचा फार अभिमान आहे; मी 
सांत्वनानें भरलों आहें; आमच्या सवे. संकटांत मला 
आनंदाचे भरतें आलें आहे. 

५ आम्ही मासेदोनियांत आल्यावरहि आम्हांला शारी- 
रिक स्वस्थपणा नव्हता, तर आम्दी 'चहुंकहून संकटांत 
होतों; बाहेर भांडणे, आंत भीतिदायक गोष्टी होत्या. ६ 
तथापि दौनांचें सांत्वन करणारा देव यानें तीताच्या 
येण्याने आमचें सांत्वन केलें; ७ आणि त्याच्या येण्याने 
केवळ नाहीं तर तुमची उत्कंठा, तुमचा शोक, तुम'ची 
मजविषयींची आस्था. ह्यासंबंधाने आम्हांस सांगतांना, 
वुमच्यासंबंधींचें त्याचें जें सांत्वन झाळें त्याच्या योगाने 
आमचें सांत्वन होऊन मला बिदेष आनंद प्राप्त झाला. 
८ मॉ आपल्या पत्राने तुम्हांस दुःख दिलें याचा मला 
पस्तावा होत. नाहीं; मला पस्तावा शाला होता खरा; कारण 
त्या पत्रापासून तुम्हांस कांहीं वेळ तरी दुःख झालें असें 
मल्या कळतें. ९ तरी आतां मी आनंद 'करितो; तुम्हांस 
दुःख झालें यामुळें नव्हे, तर पश्चात्ताप: होण्याजोगें दुःख 
झालें ह्यामुळें; कारण देवाच्या - योजनेप्रमाणे तुमच्या 
दुःखाचा हा प्रकार होता; आमच्या हातून कोणत्याहि 
गोष्टींत तुमची हानि होऊं नये म्हणून असें झालें. १० 


देवयोजनेप्रमाणें होणारें दु:ख: तारणदायी पश्चात्ताप उत्पन्न 
"| करिते; त्यापासून . पस्तावा होत नाहीं; पण ऐहिकरीत्या 


द्वोणारे दुःख मरण उत्पन्न करिते. ११ कारण पाहा, 


र्‌न्टट 


करिंथकरांस दुसरें पत्र 


योजनेप्रमाणे. तुमच्या. दुःखाचा प्रकार होता. 
याच गोष्टीने - तुम्हांस केवढी कळकळ, केवढे दोष 
निवारण, केवढा संताप, केवढें भय, केवढी उत्कंठा, केवढी 
आस्था, केवढी शिक्षा करण्याची बुद्धि, द्द उत्पन्न 
झालीं ! या. कामांत तुम्ही . सर्व प्रकारें, निर्दोष आहां 
ह्याचें प्रमाण तुम्ही पटविले. १२ मीं तुम्हांस लिहिलें तें 
ज्यानें अन्याय केला त्याच्यासाठी नव्हे, आणि ज्याचा 
अन्याय झाला' त्याच्यासाठींहि नव्हे, तर आम्हांविषयीं 
तुम्ही दाखवीत आहां त्या कळकळीची जाणीव देवाच्या 
दिसण्यांत तुम्हांस व्हावी .म्हणून लिहिलें. १३ यामुळें 
आम्हांस सांत्वन मिळाळें आहे; आणि आम्हांस सांत्वन 
मिळाळें इतकेंच नव्हे, तर विशेषेकरून तीताच्या आनंदानें 
आम्हांस फारच: आनंद झाला; कारण तुम्हां सर्वांकडून 
त्याच्या आत्म्याला प्रफुळुता आली आहे. १४ मीं 
त्याच्याजवळ तुम्दांविषयीं कसलाहि अभिमान. बाळगला 
तरी तो मला लाजविणारा झाला नाहीं; तर आम्ही 
तुम्हांबरोबर सव गोष्टी खरेपणानें बोललो, त्याप्रमाणें 
तीताजवळ आम्हीं अभिमानयुक्त केलेलें भाषणहि खरें 
ठरळें; १५ आणि तुम्हीं सर्वानी भीत भीत व कांपत 
कापत. त्याचा स्वीकार करून आज्ञांकितपणा दुर्शबिला 
त्याची तो आठवण करितो; म्हणून तुम्दांविषयींची त्याची 
ममता अधिक आहे. १६ मला सवे प्रकारें तुमचा भर- 
बसा आहे, म्हणून मी आनंद करितो. 
: यरुशलेमाच्या गोरगरिबांसाठी वगणी. 
१ बंधुजनहो, मासेदोनियांतील मंडळ्यांवर 
€ झालेली देवाची कृपा आम्ही तुम्हांस कळवितो; २ 
ती अश्ली कीं संकटाच्या मोठ्या परीक्षेत त्यांच्या 
आनंदाचा अतिरेक व त्यांचें अत्यंत दारिद्य, यांमध्ये 
त्यांची औदारयैसंपत्ति विपुल झाली. ३ कारण त्यांनीं शक्ती- 
प्रमाणे व शक्तीपलीकडेहि आपण होऊन दान दिलें अश्ची 
मी साक्ष देतों. ४ त्यांनीं फार विनंति करून आम्हांजवळ 
मागितले कीं पवित्र जनांची सेवा करण्यांत. आम्दांस 
अंशभागी करण्याची कृपा व्हावी; ५ आम्हांस अपेक्षी 
होती तेवढेंच नांही, तर त्यांनीं प्रथम आपणांस प्रभूला 
दिळे, आणि देवाच्या इच्छेने आपणांस आम्हांलाहि दिलें. 


चड 


. ह्या कार्यांची पूर्णताहि करावी. ७ तर विश्वास, माषण 


अ०-७:११-८:१९ 





६ ह्यावरून आम्हीं तीताजवळ विनंति केली कीं जसा 
त्यानं पूर्वी आरंभ केला. होता त्याप्रमाणें तुम्हांमध्यें कृपेच्या 
ज्ञान, प्रत्येक गोटीची कळकळ, व आम्हांवरील तुमची प्रीति 
या सवांची जशी तुम्हांमध्यें विपुलता आहे तशी कृषेच्या 
ह्या का्यांचीहि असावी. 
-.__ प्रभु येशूचे उदाहरण 

८ हॅ मी आज्ञा म्हणून सांगत नाहीं, तर दुसऱ्यांच्या 
ठायी दिसून येणाऱ्या आस्येवरून तुमच्या प्रेमाच्या 
खरेपणाची परीक्षा मी पाहतों. ९ आपल्या प्रभु येथ 
ख्रिस्ताची कृपा तुम्हांला माहीत आहे; तो धनवान. 
असतां तुम्हांकरितां दरिद्री. झाला, यासाठीं कीं त्याच्या 
दारिब्याने तुम्हीं धनवान व्हावे. १०.याविषयीं मी आपलें 
मत सांगतों; ह्याचा. तुम्हांस उपयोग होण्यासारखा आहे; 
कारण तुम्ही एका वर्षीमागे इतरापूर्वी असें करण्यास आरंभ 
केला, इतर्केच नव्हे, तर अशी इच्छा बाळगण्यासहि केला. 
११ तर आतां हें कार्य पूर्ण करा; ह्यासाठी कीं जशी 
इच्छेची उत्सुकता तुम्हांस होती- तशी तुमच्या प्राप्तीप्रमाणे 
कार्यसिद्धि व्हावी. १२ उत्सुकता असली म्हणजे जसें 
ज्याजवळ असेल तसें तें मान्य होतें; जें नसेल त्याप्रमाणें नाहीं. 
१३ दुसऱ्यांस सुख व तुम्हांस दुःख व्हाचें असें नाही. 
१४ तर हें समानतेनें व्हावे, म्हणजे प्रस्तुत काळीं 
तुमच्या भरपुरींतून त्यांची गरज भागावी, आणि पुढें त्यांच्या 
भरपुरींतून तुमची गरज भागावी, अज्ञी ही समानता 
न्हावी; १५ '* ज्याने फार गोळा केलें होतें त्याचें अधिक 
भरलें नाहीं; तसेंच ज्यानें थोडें गोळा केलें होतें त्याचें 
कांहीं कमी भरलें नाहीं, ! असें शात्रांत लिहिलें आहे. 

तीत व इतर यांची कामगिरीवर पाठवणी 

१६ तीताच्या मनांत तुम्हांबिषयीं तशीच कळकळ 
उत्पन्न करणाऱ्या देवाची स्तुति असो. १७ त्यानें आमची 
सूचना मान्य. केली; तरी तो स्वतः फार उत्सुक 
असल्यामुळें. आप्ण होऊन तुम्हांकडे निघून गेला. 


' १८ त्यांच्याबरोबर आम्हीं एका बंधूला पाठविलें आहे; 


खुवार्तेसंबधीं त्याची प्रशंसा सवे मंडळ्यांतून पसरली आहे; 


'१९ इतकेंच केवंळ नाहीं, तर आम्दांकडून अभूच्या गौरवा- 
२०९ व 


अ० टद:ः१९-१०:२ 


करिथेकरांस दुसरें पत्र 





साठीं व आमचो उत्सुकता पटविण्यासाठी चालविळेल्या 
कृपेच्या ह्या कार्यात मंडळ्यांनी आमच्या प्रवासांत त्याला 
सोबती म्हणून नेमिले; २० आम्हांकंडून चालविलेल्या ह्या 
औद्यायांच्या कोर्यात कोणीं. आम्हांला दोष लावूं नये 
म्हणून . तजवीज केली आहे; २१.. कारण ' प्रभूच्या 
दृष्टीनें जें मान्य, ' इतकेच नव्हे तर “ मचुष्याच्या दृष्टीनेंहि 
जें भान्य ” त्याची आम्ही काळजी घेत असतों. २२ 
त्यांच्यावरोबर- आम्हीं आमच्या दुसऱ्या. एका बंधूला 
पाठविळें आहे, त्याच्या उत्सुकतेची परीक्षा आम्हीं पुष्कळ 
गोष्टींत अनेक वेळां केली आहे; त्याचा आतां तुम्हांवर 
फार भरवसा असल्यामुळें. तो अधिक उत्सुक आहे असें 
आम्हांस पटलं. आहे. २३ तीताबिषयीं: कोणी विचारील 
तर तो माझा साथी व तुमच्याकरितां माझा सहकारी आहे; 
: आमचे बंधु म्हटले तर ते मंडळ्यांचे प्रेषित, ख्रिस्ताचे 
गौरव असे आहेत. २४ यास्तंव त्यांस तुम्ही आपल्या 
प्रीतीचे आणि तुम्हांविषयींच्या आमच्या अभिमानाचे 
प्रमाण मंडळ्यांसमक्ष दाखवा. भ 
: *१ पवित्र जनांची सेवा करण्याविप्रयीं मीं तुम्हास 
९ हिहावें ह्याचें अगत्य नाहीं: २ कारण मला तुमची 
“» :उत्पुकता ठाऊक आहे; तिच्यावरून मासेदोनियांतील 
लोकांजवळ मी तुंम्हांविषयीं अभिमानाने म्हणत आहे कॉ 
अखया एका वर्षामागेंच तयार झोलीं. आणि या तुमच्या 
आस्थेने त्यांतील बहुंलेकांस उत्तेजन प्राप्त झालें आहे. ३ 
वरी यां बावतींत 'तुम्हांविषयींचा आमचा . अभिमान व्यर्थ 
होळ ये म्हणून मीं ह्या बंधूंस पाठविलें आहे, यासाठी कीं 
- मीं सांगितलें होतें तसें तुम्दी तयार. असावें; ४ नाहीं तर 
कदाचितकोणी. मासेदोनियाकर माझ्याबरोबर आले आणि 
तुम्दी तयार. नाहीं असें त्यांनी पाहिलें, तर या भरवज्याविषयी 
आमची (तुमची म्हणत नाहीं) फजिती होईल. ५ यास्तव 
तुमचें पूर्वी देऊं केलेलें उपकारक दान जमा करण्याची 
ब्यवस्था करावी; ..तें कृपणतेनें नव्हे तर उपकारबुद्धीनें 


-दिलेळे असें तयार असावें, . म्हणून अयोऊ तुम्हांकडे | 


जाण्याची बंधुवर्गाजवळ विनंति करणें मला जल्रीचें वाटलें. 
वर्यणी कशी चाबी 
"६ हं घ्यानांत आणां कीं जो'हात संखून येरितो तो त्याच 


मानाने त्याची कापणी करील; आणि जो सढळ हातानें 
पेरितो तो त्याच हातानें त्याची कापणी करील. ७ प्रत्येकाने 
आपापल्या मनांत ठरविल्याप्रमाणे द्यावे; दुःखाने किंवा 
जरूर पडतें म्हणून देऊं नये; कारण “ संतोषारने देणारा 
देवाला ' आवडतो. ८ सवे प्रकारची कृपा तुम्हांवर विपुट 
होऊं देण्यास देव शक्तिमान्‌ आहे; यासाठीं कीं तुम्हांस 
सरव गोष्टींत सगळा पुरवठा नेहमीं होऊन प्रत्येक चांगल्य! 
कामासाठीं तुम्हांजवळ सर्व कांहीं विपुल व्हावें. 

९ त्यानं चहूंकडे दिलं आहे; गरिवांस दानवर्म केल! 
आहे; त्याची धार्मिकता युगानयुग राहते, असें शास्त्रांत 
लिहिले आहे. १० जो * पेरणाऱ्याला बीं * पुरवितो व 
“ खाण्याकरिता अन्न ? पुरवितो तो तुम्हांस बीं पुरवील व 


. तें पुष्कळ करील आणि '* तुमच्या, धार्मिकतेचे फळ 


वाढवील; ' ११ म्हणजे तुम्ही सर्व प्रकारच्या औंदार्यासाठी 
सवे गोष्टींनी धनसंपत्न व्हाल; त्या औदार्थावरून आमच्या 
द्वारें देवाचें आभारप्रदशान होतें. १२ ही सेवा केल्यानें 
पवित्र जनांच्या गरजा. पुरबिल्या जातात; इतकेंच केबळ 
नव्हे, तर देवाचें फार आभारप्रद्दीन केल्यानं ती अतिशय 
होते; १२३ या सेवेच्या योगें तुमची लायकी पटते; तुः्हा 
ख्िस्तसुवार्तेच्या केलेल्या पत्कराने इमानेइतबारे वागतां; 
यामुळे, आणि त्यांच्यासाठी व सर्वासाठी दान देण्याचें 


, जें तुमचें औदार्य यामुळें, ते देवाचा महिमा वर्णितात; 


१४ आणि तुम्हांवर देवाची अतिशय कृपा असल्यामुळें त 
तुम्डांकरितां प्रार्थना करितात व तुमच्या भेटीविषयीं उत्क- 
ठित आहेत. १५ देवाच्या अवर्णनीय दानाबद्दल त्यार्च; 
प्रेषित म्हणून आपला अधिकार आपल्याला 
देवापासून प्राप्त झालेला आहे असं पौल जोरानें 
. सांगतो 

१ मी. पौल तुम्हांसमक्ष व तुम्हांमध्यें अस- 

९ ७ तांना ठीन असतों, तोच मी दूर असलों म्हणजे 
तुम्दांबरोबर कडकपणानें वागतो; तो मी ख्रिस्ताच्या 
सौम्यतेने व नश्रतेनें तुम्हांला विनंति करितों; २ माझे 


मागणें असें आहे: कित्येक लोक आम्ही देहस्वभावानें चाल- 


गारे आहों असें समजतात; असे लोक माझ्यापुढे आल्या- 


२१० 


करिंथकरांस दुसरे 01. तरत तत पत... "ह कती त! ___ अट १०:२-११:११ 


. त्यांना "कडकपणे ओोळावेंसें मळा वाटेल, तसें बोलण्याचे कलक 


तुमच्या ठायीं विपुल विस्तार मिळेठ, १६ असा की 
छा मांग पडूं नये. ३ :आमची वस्ती देहांत असूनहि | पलीकडल्या प्रांतांत आम्हीं सुवार्ता सांगावी, दुस> 
म्ही :: देहस्वभावाते.: युद्ध करीत नाहीं. ४ आमच्या 


ऱयाच्या मर्यीदकक्षंतील आयत्या गोष्टींची प्रतिष्ठा भिरवू 
दाची. : शस्रे देहिक नाहींत, तर तटबंदी जमीनदोस्त 


नये. १७ प्रतिष्ठा मिरविणारा प्रभूची प्रतिष्ठा मिरवो. १८ 
रण्यास तीं. देवाच्या दृष्टीने समर्थ आहेत; ५ तर्कवितर्क । स्वतःची वाखाणणूक करणारा पसंत ठरत नाहीं, तर ज्याची 
देवज्ञानाविरुद्ध उंच उभारलेले: असें सवे कांहीं पाडून | वाखाणणूक प्रभु करतो तोच ठरतो. 
कून प्रत्येक कल्पना लिस्ताधीन व्हावी म्हणून आम्ही : _- प्रेषित म्हणून त्याचा हक 
। बंदिवान करून नेतो. ६ आणि तुमचें आज्ञापालन 4 माझें थोडेंसे मूर्खपण तुम्ही सहन करावें: 
णपणें झाळें म्हणजे सवे आज्ञाभंगाबद्ळ दंड करावयास । ९ १ आणि तें तुम्ही करीतच आहां. २ भला इंश्री 
म्ही सिद्ध आहों. ७ डोळ्याने दिसते तेंच तुम्ही 


आस्थेप्रमार्णे तुम्हांविषय्री आत्या वाटते; कारण 
हतां. मी ख्रिस्ताचा आहें असा जर कोणाला स्वतःविषयी | मीं एका पतीबरोबर तुमची योजना केली आहे, यासाठीं 
रवसा आहे तर त्याने पुनः आम्हांनिषयीं आपणाबरोबर 


कीं तुम्हांला शुद्ध कुमारी असें खिस्ताला सादर करून द्यावें. 
ओेचार करावा; तो असा कीं जसा मी खल्विस्ताचा आहें तसे 


३.तरी सापाने आपल्या कपटाने हव्वेला ठकविळें तसें 
हि. ख्रिस्ताचे आहेत. ८ तो आमचा अधिकार प्रभूर्ने | तुमचीं मनें कशाने तरी बिघडून तीं. खित्ताकडील सरळपण 
मच्या नाशासाठी नव्हे तर वृद्धीसाठी आम्हांस दिला, 


व झुद्धता यांपासून भ्रष्ट होतील असें मला भय आहे. ४ 
याविषयीं जरी मीं कांहोंशी विशेष प्रतिष्ठा मिरविली तरी 


कारण जर कोणी येऊन ज्याला आम्हीं ग्राजविर्ल नाहीं 
१ी लाजणार नाहीं; ९ असें कीं, मी तुम्हांस केवळ पत्रांनी | अश्या अन्य येशूची धोषणा करितो, किंवा तुम्हांस मिळाला 
र्‍य॒ घालणारा आहें. असा भास होऊं नये. १० ते 


नाहीं असा दुसरा आत्म! तुम्ही घेतां अथवा तुम्हीं स्वीका- 
हणतात, त्याचीं पत्रें वजनदार व जोरदार आहेत; परंतु | रिली नाहीं अज्नी दुसरी सुवार्ता स्वीकारितां तर ह्यांत 
याचें. स्वरूप प्रद गेल्यास तें दुर्बळ व त्याचें भाषण तुच्छ- । तुमची सहनशीलता किती तरी आहे. ५ अतिश्रे् अद्य 
अत. आहे. ११ असें म्हणणाऱ्यानें हे लक्षांत ठेवावें कीं । प्रेषितांपेक्षां मी यरत्किचित्‌हि उणा नाहीं असें मो मानितों. 
आम्ही दूर असतां जसें पत्रद्वारा, तसेंच आम्ही जवळ 


६ जरी भाषण करण्यांत अश्षिक्षित तरी ज्ञानांत तसा नाहीं; 
असतां कृतिद्वाराहि बागर्लो आहों. १२ जें कित्येक स्वतःची । हं आम्हीं तुमच्यासंवंधानं सर्व लोकांत व सर्व प्रकारें प्रकर 
प्रशंसा करितात त्यांच्याबरोबर आपली. गणना करण्याचें | केलें. ७ तुम्हीं उंच व्हावें म्हणून मीं आपणाला लीन 
अगर तुलना करण्याचें धाडस आम्ही करीत नाहीं;:.ते तर । करून देगाची सुवार्ता फुकटवारी तुम्हांस सांगितली, हे मीं 
स्वतःच स्वतःचें मोजमाप करितात, व स्वतःची स्वत:बरोबर | पाप केलें काय £ ८.मीं तुमची सेवा करावी म्हणून दुसऱ्या 
तुलना करितात; यामध्यें समंजसपणा नाहीं. १३ आमही | मंडळ्यांपासून वेतने घेऊन त्यांस लबाडिंले; ९ आणि 
मर्यादा सोहून प्रतिष्ठा मिरविणार नाहीं, तर देवाने घाळन | तुम्हांजवळ असतां मळा उणें पडलें तेव्हांहि मीं कोंगावर 
दिलेल्या मयोदेप्रमाणे प्रतिष्ठा मिरवितो; ती मयोदा तुम्हांपर्यंत | भार घातला नाहीं; कारण मासेदोनियाहून आलेल्या बेधॅनी 
येऊन पोहंचली आहे. १४ तुम्हांपर्यंत न पोहचावे अश्ली | मला भासलेली वाण भरून काढिली; आंणि कोणत्याहि 
आम्ही स्वतःची ओढाताण करीत नाहीं; कारण ख्रिस्ताच्या 


प्रकारें तुम्हांवर माझा भार पड नये म्हणून मी जपलो व. 
सुबार्तेच्या द्वारा आम्ही तुम्हांपर्यंत पोहंचलोंच आहो; १५ |. जपेनहि: :१ किस्ताचें सत्य मांड्या ठायी आहे, त्यांवरून ' 
आम्ही भयोदा सोडून दुसर्‍यांच्या श्रमांसंबंधानें अभिमोने 


समिती कॉ. मोड्या. ह्या. अभिमानास अखया' प्रातांत प्रति- 
बाळगीत. नाहीं; तर आम्हांस अक्षी आज्ञा आहे करी, 


 बंचं होणार नाही. ५१ मौ का बरें जपेन ६ मी ' तुम्हांवर 
तुमचा विश्वास वाढून आम्हांस आमच्या मर्यादेच्या कब्लेंत ' प्रीति करीत नाही म्हणून काय १ देवाला ठाऊक आहे. 


२११ 

























अ« ११५१२-१२:६ 


करिंथकरांस दुसरें पत्र 





१२ जें मी करितों ते करीत राहीन; यासाठीं कीं जे निमित्त 
पाहतात त्यांचें निमित्त मीं नाहींसें करावें, म्हणजे ज्याविषयी 
- ते आढ्यता बाळगितात, त्याविषयी त्यांनीं आम्हांसारिखेंच 

आढळून यावें. .१३२ अशी. माणसें हीं खोटे प्रेषित, कपटी 
कामदार, ख्रिस्ताच्या. प्रेषितांचें रूप. घरणारीं अशीं आहेत. 
१४ ह्यांत आश्चर्ये वाटण्यासारखे कांहीं नाहीं. सेतानहि 
स्वतः तेजोमय. देववूताचें रूप धरितो. .१५ यास्तव त्याच्या 
सेवकांनींहि नीतिवानाच्या. सेवकांचे. रूप धारण केल्यास 
त्यामध्यें मोठीशी गोष्ट नाहीं; त्यांचा शेवटं त्यांच्या. कर्मा- 
प्रमाणे होईल. 

पौळ च.त्याचे विरोधी यांजमधील तुलना 

१६ मी पुनः मदणतों, कोणीं मला मूख समजूं. नये; 
बुम्डी तर्ते समजतां तर जसा मूखोचा तसा माझा. स्वीकार 
करा, म्हणजे मीहि योडीक्षी तरी आढ्चता बाळगीन. .१७ 
आढयतेच्या या भरवक्यानें जें मी बोलतों. ते प्रभूला अनुस 
रून नव्हे, तर मूर्खपणानें बोलल्याप्रमाणे -बोलतो. १८ 
देहस्वभावाप्रमाणें पुष्कळ. .ठोक आढ्यता धरितात म्हणून 
मीहि धरणार. १९ तुम्ही शहाणे आहां म्हणून आनंदानें 
मूर्खीचें सहन करितां. २० कोणीं तुम्हांस दासपणांत घात- 
ल्यास, तुम्हांस ,.खाऊन टाकिल्यास,. तुम्हांस धरिल्यास, 
स्वतःला उंच केल्यास, कोणी तुमच्या तोंडांत मारिल्यास. 
तें सगळें तुम्ही सहन करतां ः 

_. पौलाने लोसलेलीं संकटं ब अडचणी 

२१ माझी दुबेळता जमेस धरून हें मी स्वतःठा 
हिणबून बोलतो; तरी..ज्या कशांत कोणी धीट असेल, 
त्यांत. मीहि. धीट आहें ( हें मी. मूखंपणाने बोलतो ) 
२र ते” इनी आहेत काय १ मीहि आहें. ते इत्नाएली 
आहेंत कांय? मीहि आहें. ते अन्राह्ममाचें संतान आहेत 
काय़ £ मीहि आहे. २३ ते ख्रिस्ताचे सेवक आहेत काय १ 

_ मी अधिक आ॥हे (हें मी वेल्यासारखें बोलतों ); श्रम 

करण्यांत, बंदिवास. सोसण्यांत; ब्रेसुमार फटके खाल्यामुळे 
वृ पुष्कळ वेळां.मरणसंकट. सोदिल्यासुळें; मी अधिक आहें 
२४ पांच वेळा. मीं यहूद्यांच्या हातून. एकुणचाळीस फटके 
खाल्ले...२५ तीन वेळां छल्यांचा मार. खाह्म; -एकदा मला 
दमडमार . झाला; तीन वेळां. माझें गलबत फुटलें व 


समुद्रांत मीं अहोरात्र घालबिली; २६ मीं किती तरी प्रवास 
केला;.. नद्यांवरचीं संकटे, ळटारूंचीं संकटे, स्वजातोची 
संकटे, विदेशी लोकांचीं संकटे, नगरांतील संकटे, रानांतील 
संकटे; समुद्रांतील. संकटे, खोट्या बंधूंची संकटे; २७ श्रम 
व कष्ट, किती तरी. वेळां केलेलीं जागरणे, भूकतहानेचा 
मारा, पुष्कळ वेळां काढिलेळे उपास, थंडी व उघडावा. 
गडेपणा, या सर्वासुळें मी अधिक आहे. २८ शिवाय ह्या 
व. अशा इतर गोष्टींखेरीज माझा रोजचा रगडा, म्हणजे सर्व 
मंडळ्यांची चिंता, ही आहे. २९ कोण अकाक्त झाला 
असतां मी अशक्त होत नाहीं १ कोण अडखळविला गेला 
असतां मला संताप येत नाहीं? ३० मला आढ्यता 
बाळगणे भाग पडलें तर मी आपल्या अझक्तपणाच्या 
गोष्टींची आढ्यता बाळगीन, ३१ देव, आपल्या प्रभु येशचा 
पिता, जो युगानुयुग धन्यवादित आहे त्याला ठाऊक आहे 
कीं मी खोटें बोलत नाहीं. ३२२ दिमिष्कांत अरीतास 
राजाचा देह्याधिकारी यानें मला घरण्याकरितां दिमिष्क- 
करांच्या नगरावर पहारा ठेविला होता. ३३ तरी मला 
पाटीत बसवून गांवकुसाच्या खिडकींतून खालीं सोडिले, 
आणि त्याच्या हातांतून मी निभावलों. | 
उदात्त आध्यात्मिक साक्षात्कार ध दैहिक 
अदक्तता 
१ आढ्यता वाळगण्यापासून कांहीं फायदा 
|. नाहीं, तरी त्से करणें मला भाग पडतें; मी प्रभूचे 
दृष्टांत व प्रकटीकरणें हीं आतां घेतों. २ लिस्तामप्रील 
एक मनुष्य मला माहीत आहे, त्याला चवदा वर्षांमागें 
तिसऱ्या स्वगोपर्यंत उचढून नेण्यांत आलें; ( त्याला सदेह 
नेण्यांत आठे अगर विदेह नेण्यांत आलें हें मळा ठाऊक 
नाहीं; देवाला ठाऊक आहे; ) ३ त्याच मनुष्याविषयीं मला 
माहीत आहे कों त्या मनुष्याला (सदेह किंवा विदेह हें मला 
ठाऊक नाहीं; देवाला ठाऊक “आहे; ) ४ सुखलोक्रांत 
उचळून नेण्यांत आळे, आणि मानवाने बोलावयास योग्य 
नाहींत अश्या अनिर्वांच्य गोष्टी त्यानें ऐकल्या. ५ अशा 
मनुष्याबिषयीं मी. आढ्यता बाळगणार; मी स्वतःविषयी 
नाहीं, तर केवळ आपल्या दुर्बळतेची आढ्यता बाळगीन. 
६ मीं आपली आढ्यता बाळगण्याची इच्छा धरिली तरी 


२१२ 


करिंथकरांस दुसरें पत्र अ०१२९४६-श३े५ : 


मी मूर्ख ठरणार नाही; मी. खरेंच बोठेन; तथापि असें : काय १८ मीं तीतासविनंति 
करणें मी राहूं देतों; कारण भी ओ आहें म्हणून लोकांना | केली, व' त्याजबरोबर एका बंधूला पाठविलें. .तीत्ताने 
दिसतो, किंवा. मजपासून लोकांच्या जें कानीं पडतें त्याप- | तुम्हांपासून स्वार्थ साधिला काय? आम्ही एकाच आत्म्याने, 
लीकडे मला कोणीं मानूं. नये. ७ प्रकटीकरणांच्या अतिश्- | सारख्याच 'पावलांनीं चाललो नाहीं काय ९ . 
यासुळें मीं चढून जाऊं नये म्हणून माझ्या शरीरांत एक | १९ तुमदांस आम्ही प्रत्युत्तर देत आहों असें इतका 
कांटा, मेला बुक्की मारण्याकरितां सेतानाचा एक दूत, ठेव- | वेळ तुम्हांस वाटलें असेलं. आम्ही देवासमक्ष खिस्तामध्ये 
प्यांत आला आहे; मीं चढून जाऊं नये म्हणून तो ठेव- | बोलत आहों. प्रिय बंधूंनो, तुमच्या बृद्धीसाठी हे सवे 
प्यांत आला आहे. ८ हो मजपासून दूर व्हावा अझ्ी मीं | आहे, २० कारण मला भीति वाटते कीं मी. आल्यावर, 
प्रभूजवळ तीनदा विनंति केली; ९ परंतु त्यानें मला म्हटलें | जशी माझी अपेक्षा आहे तसे कदाचित्‌ तुम्ही मला दिसून 
आहे, माझी कृपा तुला पुरे आहे; कारण माझी शक्ति | येणार नाहीं, आणि तुमची अपेक्षा नाहीं तसा मी तुम्हांस 
अझक्तपणांत पूर्णतेस येते. तर ख्रिस्ताच्या शक्तीचा माझ्या ।-दिसून येईन;:कदाच्वित्‌ भांडणे, इष्या, राग, तट, चहाल्या, 
ठायीं बास व्हावा म्हणून मी विशेषेकरून आपल्या भशक्त- | कानगोष्टी, रुसवे, अव्यवस्था हीं मला आढळून येतील. 
'पणाची आढ्यता फार आनंदानें बाळगीन. १० ख्रिस्ता- | २१ मी पुनः आल्यावर माझा देव मला तुम्हांपुढें खालीं 
साठीं दुबेळता, अपमान, अडचणी, पाठलाग, संकटें सोसणें | पाहावयास लावील; आणि ज्यांनीं पूर्वी पाप करून आपण 
यांत मी संतुष्ट आहे; कारण मी अशक्त आहें तेव्हां मी | आचरिलेल्या अशुद्धपणाचा, जारकर्माचा व कामातुरपणाचा 
सशक्त आहें. , | प्रश्वात्ताप केला . नाहीं,. अशा पुष्कळ लोकांविषयी मला 
आढश्वलेने कां लिहिले ह्याविषयी शोक करावा लागेल, 

११ मी मूर्ख बनलो; असें बनण्यास तुम्ही मला भाग | येत्या भेटीकरितां आत्मिक तयारी करण्या- 
पाडिलें; माझी वाखाणणूक तुम्ही. करावयाची होती;. कारण संबंधीं केलेले इशारे 
जरी मी कांहीं . नाहीं तरी ह्या आतित्रेष्ठ प्रेषितांपेक्षा । :_. . १ ही माझी तुम्हांकडे येण्याची तिसरी खेप. 
यंत्किचितहि उणा नव्हतों. १२ चिन्हे, अद्भतें व महत्कत्ये | ९ छे दोघां अगर तिघां साक्षीदारांच्या तोंडाने प्रत्येक 
यांच्या योगें. तुम्हांमध्यें प्रेषितानें करावयाचीं चिन्हे: पूरण - गोष्ट ठरते. २ ज्यांनीं पूर्वी पाप . केळें त्यांस व 
धीराने करून दाखबिलीं. होतीं. १३ मी स्वतः. तुम्हांला | दुसऱ्या. सर्वांस मीं पूर्वी सांगितळें होतें, व दुसऱ्याने 
भार झालों नाहीं, याखेरीज कोणत्या गोष्टींत इतर मंडळ्यां- | तुम्हांजवळ असतांना सांगितलें तेंच आतां दूर असतांनाहि 
पेक्षा तुम्हांला उणें केळे £ या माझ्या अपराघाची क्षमा करा. | अगोदर सांगतों क्री मी फिरून आलों. तर ग्रय करणार 

१४ पाहा, तिसऱ्याने तुम्हांकडे येण्यास मी तयार आहें; | नाहीं; २ खिस्त. माझ्याद्वारें बोलतो याचें प्रमाण तुम्हांला 
आणि मी तुम्हांला भार होणार नाहीं; मी तुमचें कांहीं पाहिजे ते. हेंच; तो. तुम्दांसंबंधाने. शक्तिहीन नाही, तर 
मागतं नाहीं, तर तुम्हीच स्वतः मला पाहिजे आहां; मुंलांनीं | तुम्दांमध्यें शक्तिमान आहे; ४ त्यास अशक्तपणांत . वघ- 
आईेबांपांसाठीं नव्हे तर आईबापांनी मुलांसाठी संग्रह केला | 
पाहिजे. १५ मी तुमच्या जिवांसाठीं फार आनंदाने खर्चे | जीवंत :झाळ:-आहे. < तसे: 'आम्रदीहि _त्मामध्ये शक्किहीन . . 
करीन व मी स्वतः सर्वाश्यानें खर्ची पडेन. . मी तुझदविर (लरे; तरीः:देकच्या सामच्याने : त्याजबरोबर तुम्दांबाबत 
अतिशयच प्रीति करितों म्हणून तुम्ही मजवर कमी प्रीति [जीवंत असे जाई. : ५. तुःदी विश्वासात:-आहाकिंवा:न्नादी: . 
करितां काय १ १६ असो, मीं तुम्हांवर भार घातला नोहर र :. 
तरीं मी धूर्त होतों म्हणून तुम्हांस कपटाने पकडिटें. गै'' | येथ: शिस्त : तुम्हांमर्व्ये आहे. असें -तुशी -वतःसंबंधाने - 
ज्यांस मी तुम्हांकडें पाठविलें त्यांच्यांतील एकाच्या द्वारे तेरी ! संमजतां ना £ नाहीं तर तुम्दी. कसोटीस उतरलेले 'नाहीं 

२१३ 




































स्तंभावर खिळण्यांत आळें तरी तो- देवाळय़ा- सामर्थ्याने... 


अ०. १४५६-गलती. १:१२ 


करिंथकरांस दुसरें पत्र-मळतीकरांस पत्रे. 





३ कसोटीस न उतरलेले असे. आम्ही. नाहीं हं तुम्ही 
ओळखाल अशी माझी आशा आहे. ७ आम्ही देवाजवळ 
अशी प्रार्थना करितो. कीं तुम्ही कांहों -वाईट करूं नये; 
अम्ही कसोटोस उतरलेले दिसावे म्हणून नव्हे, तरु आम्ही 
कसोटीस न उतरलेळे. असे असलो. तरी तुम्हीं चांगलं 
: करावें म्हणून, ८ कारण सत्याविरुद्ध आम्हांस कांहीं करितां 
येत नाहीं, तर सल्यासाठीं करितां येतें; ९ जेव्हां आम्ही 
अशक्त आहों न तुम्ही -शक्तिमान-.आहां. तेव्हां. आम्ही 
आनंद क्रारितो; व योवददल प्रार्थ्रनोंहि. करितो, अशी कीं 
तुमची पूर्णता न्हावी. १५ यामुळें मी जवळ नसतां हें 
ठिहितो, यासाठी क्री प्रभूने जो अधिकार उभारण्यासाठी 


मला. दिला, पाडण्यासाठीं-नव्हे; त्या अधिकाराप्रमाणे. जवळ 
आल्यावर मीं कडकपणा चालवूं नये. 


5 
समाप्त 


६१ बंधुजनहो, इतकेंच आतां म्हणतों, तुमचें कल्याण 
असो; तुम्ही पूर्ण व्हा; समाधान मिळवा; एकचित्त व्हा; 
शांतीने राहा; म्हणजे प्रीतीचा व श्रांतीचा देव तुम्हांसह 
राहील. १२ पवित्र चुंबन घेऊन एकमेकांस सलाम करा. 

१२ सवे पवित्र जन तुम्हांस सलाम सांगतात. 

१४ प्रभु येश. खिस्ताची कृपा, देवाची प्रीति, आणि 
पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हां सर्वासह असो. 


_ पोलाचें गळतीकरांस पत्र 


नमस्कार 
१,२ गंलतियाच्या मंडळ्यांस : मनुष्यांपासून 
६ नव्हे, मनुष्यांच्या द्रारेहि नव्हे, तर येश्य खिस्त व 
ज्याने त्याला मेलेल्यांतून उठविले तो देवपिता, 
यांच्या द्वारें माळेला भ्रषित पाल, त्या मजकडून व माझ्या- 


बरोबरच्या. संव बंधुजनांकद्वतः २३, ४ ' देवपिता, व. 


आपल्या देवपित्याच्या इच्छेप्रमाणे आपेल्यांलां . सांप्रतच्या 
दुष्ट युगापासून सोडवाविं म्हणून : ज्यानें तुमच्याआमच्या 
पापांबद्दळ स्वतःला दिळें तो आपला.. प्रमु येशू लिस्त, 
यांजपासुनशतुम्हांस कृपाच झांति असो; ५ त्याला--युगांनु- 
युंग गोंरव असो. आमेन. 


-  'गळतींकखंनीं पोलाची केलेली निराशा . 


६ मला आश्रय वाटतें कींःज्याने तुम्हांस खिस्तकृपेंच्या 


द्वारें पाचारण क्रेळें त्याजपासून तुम्ही इतके लवकर अन्य 
सुवातेकडे- वळूं लोगलां आहां; ऊ ती दुसरी : नाहीं; तरी 


पण तुम्हांस. धोटाळ्यांत मड्णारे व ख्रिस्ताची सुवातो: विपर* 
रीत करूं पाहणारे अंसे कित्येक आहेत. - ८ जी सुवाता | 


आम्हीं तुम्हांस सांगितली तिच्याहून निराळी सुवार्ता 
आम्ही सांगू , किंवा स्वर्गातून देवदूत येऊन सांगो, तरी. 
तो उत्सृष्ट असो. ९ आम्हीं अगोदर सांगितलें तसे मी 
आतांहि पुन: .सांगतों, कीं जी तुम्हीं स्वीकारिली. तिच्या- 
हून निराळी खुवाता कोणीं तुम्हांस सांगितल्यास तो उत्सृष्ट 
असो. १०.मी आतां मनुष्यांची अगर देवाची मनधरणी 
करावयास पाहतो काय? मी मनुष्यांस संतुष्ट. करावयास 


' पाहतों काय? मीं अजून मलुष्यांस संतुष्ट करावयास पाहिलें 


असतें तर: मी ल्निस्ताचा दास नसतो. 
मनुष्यांपासून नव्हे तर ख्िस्तापासून आपणास 


: लछुभवृत्त प्राप्त झालें आहे. असं पोल. सांगतो 


: ११-बेधुजनहो,-मी तुम्हांस कळवितो कीं मीं सांगित- 


: लेली. सुवाती मचुष्याच्या व्यवहाराप्रमा्णे नव्हे. १२ कारण 
*ती मला :मनुष्यापासून प्राप्त झाली नाहीं, आणि तो. मला 
: कोणीं दिकविलीहि नाहीं; तर येशू ल्रिस्ताच्या प्रकटीकर- 


णालें ती -मला. प्राप्त झाली. .१३ यहूदी धर्मातल्या माझ्या 
पूवीच्या, व्तेणुकीविषयीं तुम्हीं ऐके आहे कीं मी देवाच्या 


२१४ 


गलतीकरांस पत्र 


अ९ १११३-९३४१४ 





मंडळीचा. पराकाष्टेचा छळ करीत असें व तिचा नादा 
करीत असें; ..१४- आणि माझ्या पूवेजांच्या संप्रदायांविषयीं 
मी *विशञष::आम्रेज्ती “असल्यामुळें स्वजातींतील माझ्या 
वयाच्यां. पुईकळः ल्येकांपेक्षां यहूदी धर्मांत मी पुढें गेलों 


होतों. ११७१४६ ;तंरी ज्या देवाने मला माझ्या मातेच्या 


उद्ररांतून.. जऱ््मेल्याफासून वेगळें केलें व आपल्या कृपेनें 
: जोळाविलें-त्याला,. मी..बिदेशी लोकांमध्यें त्याच्या सुवातेची 
“घोषणां,करावी म्हणून आपल्या पुत्राला माझ्या ठायीं प्रकट 
करावें.हें, जेव्हां बरें. वाटलें, तेव्हांच मोनवांना न बिचा- 
रितां, १७ आणि माझ्य़ापूर्वी झालेल्या प्रेषितांकडे यरुदा- 
लेमास वर ने जातां, मी अरबस्तानांत निघून गेलों; व 
दिमिष्कास फिरून परत आलां 

१८ मग तीन वर्षांनंतर केफाला भेटावयास यरदाले 
मास वर गेलों; व. त्याच्याजवळ पंधरा दिवस राहिलो; १९ 
परंतु प्रभूचा वंधु याकोब. याच्यावांचून प्रेषितांतील दुसरा 
कोणी माझ्या दृष्टीस. पडला नाहीं. २० तर पाहा, जें मी 
तुम्हांस लिहितो तं खोटें लिहीत -नाहीं; हं...मी .. देवासमक्ष 
सांगतों. २१. मग “सूरिया व किलिकिया .या प्रांतांत मी 
आलां. २२ तेव्हां. ल्रिस्तामध्यें असणाऱ्या ' यहूदीयांतील 
मंडळ्यांस माझी 'तोंडओळस्. नव्हती; २३ त्यांनीं :एवढें 
मात्र. एकले होतें कीं पूर्वी आषला छळ करणारा हा अगो- 


वर' ज्या विश्वासाचा नाश करीत. होता त्याची तोः. आतां. 


घोपणा. करीत. आहे; . २४ तव्ह्यं. त्यांनीं:मजवरून देवाचें 
गीरव, केलें.. 

थोलाच्या. कार्मागेरीचा अथ यरुदारेम- 

--._ ..: करांच्या घ्यानांत येतो - 

१ नंतर चवदा वर्षांनीं मी :बर्णबासह तीतालाहि 

1. बरोबर घऊन यरुठालेमास पुनः वर गेलों, तें मला 

प्रकटीकरण झाल्याप्रमाणे गेलो; २ जी सुवाता मी 
विदेशी लोकांत गाजवीत असतों तो मीं त्यांस . निवेदन 
केली, परंतु जे प्रतिष्ठित होते त्यांस एकांती केली;. नाहीं 
तर मी व्यर्थ धावतो. किंवा. धावलो असं झालं असतें.. ३ 
ःतथापि माझ्याबरोबरचा तीत हा हेट्रेणी असतांहि त्याला 
देखील सुंता. करवून. घेणे भाग,पडले: नाहीं. ४.या गोष्टीला, 

१ मुळांत : मांस व रक्त 


चोरून. आंत. आणलेले खोटे बंधु कारण झाले; ते आम्हांस 
दासपणांत:- घालण्याकरिता ल्िस्त येशमध्ये. जी आमची 
मोकळीक. ती हेरावी म्हणून . चोरून आंत आले होते; 
७. त्यांस आम्ही .: घटकाभरहि वश॒& होऊन मान्य 
झालों नाहीं, यासाठीं कीं सुवार्तेचें सत्य तुम्हांजवळ राहावें, 
६ जे कोणी श्रतिष्ठित असे मानिले जात होते :( ते कसेहि 
असले तरी त्यांचें मला.. कांहीं. नाहीं, देव.. मनुष्यांच्या 


तोंडाकडे पाहत 'नाहीं ), . असे जे; प्रतिष्ठित. होते त्यांनीं 


माझ्या 'सुवातेत -कांहीं भर घातली . नाहीं; . ७ तर उलट 
जसें सुंती लोकांस .सुवातो. सांगण्याचे काम पेघ्राला. सोपलें 
आहे तसें  बेसुंती .लोकांस सांगण्याचे. :काम-. मला 
सोपें .आहे असें पाहून, ८ ( कां तर ज्यानें पेत्राला 
सुंती लोकांत: प्रेषितपणा चालवावयास द्राक्ति पुरविली 
त्यानें मलाहि विदेही लोकांत शक्ति पुरबिली; ) ९ आणि 
मला दिलेलं कृपोदान. ओळखून याकोंब, केफा'व योहान 
हे जे आधारस्तंभ असे. मानिठे आहेत, त्यांनीं मला ब 
बर्णेबाला, आपण: देवाच्या कार्यात सहभागी आहों. हें 
दुशेविण्याकरितां उजव्या. ह्वातांनीं हस्तांदोलन केळे; यासाठीं 
कीं आम्हीं बिदेश्यांकडे ब त्यांनी. सुती लोकांकडे. जावें; 
१० तरी, आम्हीं. ग्ररिबांची आठन्रण: करावी असें ठरलें; 
आणि तेंच करावयाला मीःस्वतः उत्कंठित होतों; 


पेत्राचा निषध 
११ पुढें केफा अत्युखियासं : आला तेव्हां तो. दोषी 


'| ठरल्यामुळे मी त्याला तोंडोतोंड आडवा आलों; १२ कारण 


याकोबापासून ..कित्येक. जण ' येण्यापूर्वी तो बिदेशी 
लोकांच्या पंक्तीस 'जेवीत. .असे;...आणि- ते.:अल्य़ावरः तो 


-सुंती लोकांस :मिऊन -माधाह: घेऊं विंगका < राहिळा. १३ 


त्याच्याबरोबर बाकीच्या यहृद्यांनींहि ढोंग केलें; ते असें 
कीं बणेबाहि. त्यांच्या. ढोंगानं ओढंला .:गेला; १३: परंतु 
सुवार्तेच्या सत्याप्रमाणें .तते. नीट . चालत -चाहींत; असें मीं 
थाहिलें तेव्हां सवोसमक्ष मीं ' केफालार म्हटले, ते. यहूदी 
असतां विदेशी. लोकांसारिखा.- वामतोस;- यहूद्यासारिखा 
वागत नाहींस, तर विदेज्ञी- लोकांनो . यहृद्यांसारिखें. :वागराचें 
म्हणून तूं त्यांजवर .जुळूमं करितोस हें. कसें £ . 


२१'५ 


झं० २५१५--३६१८ 


गळतीकरासं पत्र 





नियमकज्ााख्ाला आलेले अंपेश. 

१५ आम्ही जातीचे. यहूदी आहों; पापि्टं विदेशी 
लोकांतंळें नाहीं; १६ तरीं मनुष्य नियमशात्रांतील कर्मानीं 
नीतिमान ठरत नाहीं, तर 'येद्वे लिस्तांवरील विश्वासाच्या 
द्वारे: ठरतो, अश्ा* संमंजुंतीनें. आम्हींहि, लिस्त येशवर 
विश्वास ठेविला; योसाठी की. आम्हीं ख्रिस्तावरील विश्वासाने 
नीतिमान ठरावे, निंयेमशोख्रांतील कर्मांनी ठरू नये; कारणं 
नियंमशांक्ांतीलं : कर्मानीं . “ मनुष्यजांतीपैकीं * कोणीहि 
नीतिमाम्‌ ठरावयंाचा नाही.' १७ ल्िस्ताभध्यें नीतिमान 
ठरण्यास फोद्दंत असतां "आपणहि पापी: दिसून आलों. तर 
ख्रिस्त पापाचा 'पुरस्कंती आहे. काय £ असें अगदीं नांही. 
'५८ कारणं जें मीं पांडून टाकिले. तें जर फिरून बांधितों 
'तंर॑ -मी उद्नंघणारा. आहें -असें: सिद्ध: करितो. . १९ मीं 


उमियभदात्रांच्या द्वारें निथमशा ला मेलो; यासाठीं की मीं 


'ह्व्याकरितां . जंगावें. २० . मी: किस्तांबरोबर वेधेस्तंभाला 
'सिळिलेला आहें; आणि मौ''जॅगँतो. असे मादी; तर स्रिस्त 


'झाईयोठायीं, जगतो; "आणि आती? देहोमेंथ्ये जेः “माझें. 
जीविति :आहे ते": विश्वासाने. झंहे;- ज्यो देवांच्या पुत्राने. 
मर्जवरर र्पीति केली वं. स्वतः भंकरिंता दिलि. .त्याज- 


वॅसेर किद्वासॉर्ने तें. भाहे. रेष" देंवोची करपा व्यर्थ 


करीत नाहीं; करगे जर नीतिमर्सचं नियरमॅशात्रानें आहे तर. 


ल्विस्ताचें मरण ननिरर्यक्र-आाठें, 
मजु्याचा. सूंवीकार, देवर धदजेकर करील, 


: पै. अहो. निवुद्धि गलतीकरांनो;” वधस्तंभावर 

1-३ -खिळिलेल्या येशं.- खिस्ताला घ्या तुमर्च्या डोळ्यांपुढे 
वर्णन करून ठेविले - होतें “ त्या तुम्हांस. कोणीं भुरळ 
घांतली आहे १ २ तुम्हांला नियमशात्रांतील- कमानी 
आत्मा मिळाला, किंवा विश्वासाच्या वार्तेने मिळाला. 
इतकेंच तुम्हांपासून समजून घ्यावयाचे आहे. २ तुम्ही 
-इतके निबुद्धि: आहां काय : तुम्ही आम्म्याने प्रारंभ केल्या- 
बर: आतां. देहाने पूर्ण होतां. काय १. ४ तुम्हीं इतकीं दुःखें 


'सोदिलीं तीं व्यर्थ काय 2" ह्यॉक व्यर्थ म्हणावें कसें 


५ जो तुम्दांस आत्मा पुरवितो वं तुझ्हांमध्यें अद्भतें करितो, 


२१६. 





तो नियमशात्नांतील. क्रमांनी “किंवा विश्वासाच्या' वार्तेने 
करितो १ ६ अन्राहामाची गोष्ट 'घ्या; त्याने “ देवावर 
विश्वास ठेविला आणि तें त्याला*नीतिमत्त्व असें मोजण्यांत 
आलें. ? ७ यावरून तुम्ही समजून घ्या कीं जे. विश्वासाचे 
तेच अन्राहामाचे पुत्र आहेत. ८ देव विदेशी लोकांस 
विश्वासाने नीतिमान्‌ ठरविणार, ह्या पूर्वैज्ञानामुळें धर्म- 
शाक्ञानें अन्राहामाला पूर्वीच ही 'सुवातो * सांगितली; ती 
अ्ली कीं तुझ्यांतून सवे . राष्ट्रांना आशीवाद मिळेल; ९ 
म्हणून जे विश्वासाचे आहेत त्यांना विश्वासू अन्नाह्मामासहित 
आश्तीवीद मिळतो. . १० नियमशास्रांतील कर्मे; करणारे 
जितके आहेतं. तितके' सवे शापाधीन आहेत; असें लिहिलें 
आहे कीं नियमशास्त्राच्या पुस्तकांत जें लिहिलेलें आहे तें 
सवै आचरण्यास जो. कोणी नेट धरून राहत-नाहीं तो 
शपित आहे. ११ निथॅमशात्राच्या- योगें देवापुढे कोणी 
नीतिमान ठरंत नाहीं. हॅ; उचंड आहे;: कारण : .नीतिमान 


'विश्वासानें व्रांचेल; * १२ नियंमशात्रे. विश्वोसांचें नव्हे 


परंतु.“ जों त्यांतील कर्मे “आचरितो 'तो त्यांच्या योगें 
'वांचेल. ? १२ लिस्तार्ने आपणांकरितां 'झापग्रस्त होऊन 


आपणांला: नि्ममशांत्राच्या' -शापापासूनं. खंडणी देऊन 


सोंडविर्ळे::“ जो कोणी: झाडावर ठांगंळेला आहे. तो शापित 
आहे “असां -झारलेंख  ओहे; १४ ह्यांत उद्देश हो कीं 
अंब्रांहामाला दिठिला. आशीवाद लिस येदूमंध्यें विदेशी 


लोकांना” मिळावा; म्हणजे 'आपणांलां ' विश्वासाच्या द्वारें 
'| आत्म्याचे वचन मिळावें. 


१५; बंधुजनंही, मी न्यावेहास्कि दृष्टीनें बोलतो; मनु- 
ष्यानें देखील कायम केलेंठा करॉरः कोणी रद्द करीत नाहीं 
किंवा वाढबीत नाहीं. १६ अंब्राहामाला वे 'त्याच्या संता- 
नाला तीं वचनें सांगितलीं होतीं. * संतानांला ' असें पुष्कळ 
जणांसंबंधार्ने म्हटलेले नाहीं; तर “ तुझ्या संतानाला ” असें 
एकाविषयीं म्हटलें आहे, आणि तो एक ख्रिस्त आहे. १७ 
मी असें म्हणतों की, चारशे तीस वर्षानंतर झालेलें नियम- 
शाल्ष देवाने अगाऊच कायम केलेल्या कराराला रदद करून 
वचन व्यर्थ करीत नाहीं. . १८ कारण वतन जर नियमशा- 
त्रानें प्राप्त होतें, तर वचंनार्ने होत नाहीं; पण देवाने तें 
अब्राहममाला वचनद्वारा दिलें. 


गलतीकरांस पेत्र 


अ० ३ऐ:१९-:१८ 





नियमशास्त्राचा हेतु 

१९ तर मग नियमशाक्षाचें काय.? ज्या संतानाला वचन 
दिळें ते येईपर्यंत नियमशात्र हें उलंघनें ठरविण्याकरितां 
लावून दिलें होतें;-तें मध्यस्थाच्या हस्ते देवदू्तांच्या द्वारें 
नेमून दिलें होतें. २० मध्यस्थ हा एकाचा नसतो; आणि 
देव तर एक आहे. २१ तर मग नियमशास्त्र देवाच्या 
वचनांविरुद्ध आहे काय £ असें न होवो. कारण जीवन 
देण्यास समर्थ असें नियमशास्त्र दिलें असतें तर नीतिमत्त्व 
खरोखरच नियमशासत्राने झालें असते. २२ तरी 
घर्मशास्राने सर्वांस पापाच्या अधीन करून त्याच्या 
कोंडींत टाकलें. आहे; ह्यांत उद्देद ह्या आह्देकीं जे 
विश्वास ठेवितात त्यांस येशू ख्रिस्तावरच्या विश्रासाने जें 
वचन तें मिळावें. 

२३ ह्या विश्वासाच्या आगमनापूर्वी. जो विश्वास प्रकट 
होणार-.होता, त्यासाठीं आपल्याला कोंडींत टाकिले होते, 
.आणि आपल्याला नियमझास्त्राथीन असें रखवालींत ठेविलें 
होतें. २४ आपण विश्वासाने नीतिमान ठरावें म्हणून नियम- 
शास्र आपल्याला ख्रिस्ताकडे पोहंचविणारें बालरक्षक होतें. 

श्रद्धेचा परिणाम 

२५ आतां विश्वासाचे आगमन झालें आहे म्हणून 
आपण यापुढें बालरक्षकाधीन नाहीं. २६ ख्रिस्त येशूचरील 
विश्वासाच्या द्वारें तुम्ही सवे देवाचे पुत्र आहां. २७ 
तुम्हांमधील जितक्या जणांचा ख्रिस्तामध्यें बाप्तिस्मा झाला 
आहे तितक्‍्यांनीं ख्रिस्ताला परिधान केळें आहे; २८ अज्ञा 
तुम्हांमध्यें यहूदी व हेल्लेणी, दास व स्वतंत्र, पुरुष व स्त्री, 
हा भेद नाहीं; कारण सर्व तुम्ही ख्रिस्त येशमध्यें एक आहां; 
२९ आणि तुम्ही जर ख्रिस्ताचे आहां तर अन्रहामाचें 
संतान आणि वचनद्वारा वारीस आहां. 

खिस्तश्रद्धेद्वारा देवपुत्रत्वाची प्राधि 
१ आतां. मी म्हणतों कीं वारीस जोपयंत बाळ 
९ आहे तोंपर्यंत तो सर्वाचा धनी असूनहि त्याच्यामध्ये 
व॒ दासामध्यें कांहीं भेद नाहीं; २ बापानें ठरविलेल्या 
मुदतीपर्यंत त्याला पालकांच्या व कारभाऱ्यांच्या स्वाधीन 
राहावयाचे असते. ३ तसें. आपणहि बाळ होतों तेव्हां 
जगांतील प्राथमिक शिक्षणाच्या दास्यांत होतों; ४ परंतु 


काळाची पूणेता झाली तेंव्हा देवाने आपल्या पुत्राला 
पाठविलें; तो स्रीपासून जन्मलेला, नियमशात्राधीन असा 
जन्मलेला होता. ५ ह्यांत उद्देश हा होता कीं जे नियमा 
स्राधीन होते त्यांस त्यानें खंडणी देऊन सोडवावे, आणि 
आपल्याला दत्तक पुत्राचा हक्के मेळावा. ६ तुम्ही पुत्र आहां, 
यास्तव. देवाने अब्बा, बापा, अश्ली हाक मारणाऱ्या 
आपल्या पुत्रांच्या आत्म्याला तुमच्याआमच्या अंतःकरणांत 
पाठविलें आहे. ७ यावरून तूं आतांपासून दास नाहींस 
तर पुत्र आहेस; आणि पुन्न आहेस-तर देवद्वारें वारीसहि 
आहूस 
खिस्ताकडून मिळालेली स्वतंचता दवडू नये 

< तथांपि तुम्ही पूर्वी देवाला ओळखीत नव्हतां तेव्हां जे 
वस्तुतः देव नाहींत त्यांचे दास होतां; ९ पण आतां तुम्ही 
देवाला ओळखतां; वास्तविक पाहतां देवाने तुमची ओळख 
करून घेतली आहे; तर मग दुर्बळ व निःसत्व अशा प्राथ- 
सिक शिक्षणाकडे पुनः कसे वळतां १ त्याचे दास पुन 
नव्याने होण्याची इच्छा कशी करतां १ १० दिवस, महिने 
सणाचे काळ व नर्धे ही तुम्ही पाळितां. ११ तुमच्यासंबं- 
धानें केलेले माझे श्रम कदाचित्‌ व्यर्थ झाठे असतील, 
म्हणून मला तुमची काळजी वाटते. 

१२ बंधुजनहो, मी तुम्हांस विनंति करितों, जसा मी 
आहें तसे तुम्ही व्हा, कारण जसे तुम्ही होतां तसा मीहि 
झालों होतों. तुम्हीं माझा कांहीं अन्याय केला नाहीं; १२३ 
तुम्हांस ठाऊक आहे कीं पहिल्यानें तुम्हांसं सुवात सांगण्यांत 
आली ती माझ्या प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे सांगण्यांत आंली; 
१४ आणि तुम्हांला तसदी होण्यासारखे माझ्या प्रकृतींत जें 
होतं त्याचा तुम्हीं धिक्कार अगर कंटाळा केला नाहीं; तर 
देवाच्य़ा दूतासारिखा, ख्रिस्त येशूसांरिखा, माझा स्वीकार 
केला. १५ तेव्हांची तुमची ती धन्यता कोटे १ मी तुम्हांविषयीं 
साक्ष देतों कीं साध्य असतें तर तुम्हीं आपळे डोळे उपटून 
काढून मला दिले असते. १६ तर मग तुम्हांबरोबर खरें 
बोलतों म्हणून मी तुंम्चा वेरी झालों आहे काय£ १७ ते 
तुम्हांस मिळवून घेण्याची खटपट करितात पण ती शुद्ध 
हेतूनें नव्हे; तर तुम्हीं त्यांस मिळवून घेण्याची खटपट 
करावी म्हणून ते तुम्हांस वेगळे ठेवूं पाहतात. १८ तुमच्या 


२१७ 


अ० ४:१८-१:१५ 


गल्तीकरांस पत्र 





'सेबंधानं .याग्य़ भाबतींल सदासवदा खटपटः- करावी हें 
चांगळं आहे, आणि. हे. मी. तुंम्दांजवळ आहे तेव्हांच 
केवळ व्हावें .असें. नाहीं. - १९ प्रिय मुलांनो, तुम्दांमध्यें 
स्रिम्ताचें स्वरूप उत्पन्न होईपर्यत मला पुन: तुमच्यासंबं- 
बाने प्रसूतीच्या वदना. आहेत. २० मीं. आतां तुम्हांजवळ 
असावें. व आपली वाणी बदलावी अशी माझी इच्छा आहे; 
कारण तुम्हांबरपयीं मी बुचकळ्यांत पडलो आहे. 

२३ ज्ञे तुम्ही नियमशासत्राधीन, व्हाबयास पाहतां: ते 
नुम्ही: नियमशात्र. ऐकत नाहीं काय, .हे मला सांगा. २२ 
धमंशासत्रांत असे लिहिलं आहे कीं अत्राहामाला दोन .पुंत्र 
हात,..एक दासीपासून झालेला व एक स्वतंत्र: ख्रीपासून, 
२३. तरी .दासीपासून झालेला देहिक रीतीने आणि स्वतंत्र 
स्रोपासून, झालेला वचनद्रारें जन्मला. २४ ह्या गोष्टी 
दृष्टांतर्य आहेत; त्या स्त्रिया म्हणजे दोन करार आहेत; 


एक तर सीनाय डोंगरावरून केळेला; तो दासांस जन्म 


देणारा, म्हणजे हागार आहे.. २५ हागार अरबस्तानांतील 


सीनाय डोंगर आहे, आणि ती. हल्लींच्या. यरुशलेसाच्या . 
जोडीची आहे; ती. आपल्या. मुलांबाळांसुद्धा दास्यांत. 


आहे. २६ वरील यर्छालेम स्वतंत्र आहे, ती आपली माता 
आहे. २५ शासत्रलेख असा आहे: . 

मूल होत नसलेल्या वंघ्ये, आनंदित हो; 

ज्या तुला प्रसूतिवेदना होत नाद्दींत 

तो तूं आनंदाने जयघोष कर; आनंदाची आरोळी मार 

कारण जिला पति आहे तिच्या मुलांपेक्षा 

सोडलेल्या ख्रीचीं मुलं पुष्कळ आहेत. 
२८ बंधुजनहो, इसदाकाप्रमाणें आपण वचनाची संतति 
भाहों | री 

जुन्या करारांतळ एक उदाहरण 

२९ त्या वेळेस देहरीत्या जन्मलेल्या इसमाने आध्या- 
न्मिकरीत्या जन्मलेल्या इसमाचा छळ केला, तसा आतांहि 
हात आहे. २३० पण्‌ धमंशास््र काय म्हणते र दासी व 
तिचा पुत्र यांस बाहेर घालीव; कारण दासीचा पुत्र' स्वतंत्र 
स्रीच्या 'पुत्राबरोबर वारीस होणारच नाहीं. ३१ यास्तव 
बंधुजनहो, आपण दासीची संताति नव्हो, तर स्वतंत्र 
ब्लोची आहां 


१ आपणांला स्वातंत्र्य. असावें. म्हणून ख्रिस्ताने 
स्वतंत्र केलं; य्रास्नव स्थिर राहा, दाम्याच्या 
जुबाखाली पुनः सांपडट नका 
शुभवतंमान व नियमशास्त्र यांतून कोणत 

निवडणार ? 

२ पाहा, मी पोल तुम्हांस सांगतो को जर तुम्ही सुंता 
करून घेतां तर तुम्हांस खिस्ताचा कांहीं उपयोग होणार 
नाहीं. ३ सुंता क्ररून घेणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याला मी पुनः 
निश्चितार्थाने सांगतों कीं तो सव नियमंशास्र  आचरांवयास 
बांधलेला आहे. ४ जे तुम्ही नियमशास्त्रानं नीतिमान 
ठरणारे आहां. त्या तुमचा त्रिस्ताबरोबरचा संबंध नाहीसा 
झाला आहे; तुम्ही कुपाश्रश्र झालां आहां; '» आम्हीं 
आत्म्याच्या द्रारा विश्वासाने नीतिमत्त्वाची.. आशा धन 
वाट पाहत आहों. ६ स्त्रिस्त येशूमध्यें सुंता कांहीं कामाची 
नाहीं व बेसुंताह नाहीं; तर प्रीतीच्या द्रार॑ कार्य करणारा 
जो विश्वास तो कामाचा आहे.. ७ तुम्ही चांगले धावत 
होतां; तर सत्याला मान्य. होऊ नये असा तुम्हांस कोणी 
अडथळा केला १ ८ ही मनोधारणा तुम्हांस ज्यानें पाचारण 
केलें त्याची नाहीं. ९ थोडेसें खमीर. सगळ्या गोळ्याला 


.|व्यापून टाकितें. १० मला प्रभूमध्यें तुमचा असा भरवसा 


आहे कीं तुम्ही दुसरें मत धरणार नाहीं; तुम्हांस घोटाळ्यांत 

पाडणारा कोणीहि असो, तो देड भोगील. ११ बंधुजनहो, 
अजून सुंतेचा उपदेश करीत. आहें तर मग माझा छळ 

कां होतो ? अंशाने वधस्तंभाचें अडखळण. नाहींसें झालं 

आहे. १9२ तुमच्या ठायीं अस्थिरता. उत्पन्न करणारे 
*ला छेदून घेतील तर बरें होईल. 


स्वातंत्र्याचे नियमन प्रेमाच्या द्वारे झाले पाहिजे 


१३ बंधुजनहो, तुम्हांला स्वतंत्रतेकारेतां पाचारण झालं; 

त्या स्वतंत्रतेनें देहवासनांना वाव मिळूं द्रेऊं नका, तर 

नें एकमेकांचे दास व्हा. १४ कारण * जज्ञी आपणावर 
आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर, ' हें एक वचन 
त सव नियमशात्र पाळण्यासारखे आहे; १५ परंतु 
जर एकमेकांस चावतां व खाऊन टाकितां तर परस्प- 
हातून एकमेकांचा क्षय होऊं नये म्हणून जपा. 


२१८ 


पवित्र आत्म्याचे -मार्गदर्शित्त्व | 

१६ आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे तुम्ही देहवासना 
वू्णे करणारच नाहीं असें मी सांगतों. १७ कारण देहवासना 
-. आल्य्याविरुदध,«असते, व आत्म्याची प्रेरणा देहाविरुद्ध असते, 
र आहेत; यामुळें जें कांहीं तुम्ही करूं पाहतां 
ते तुमच्या हातून होत नाहीं. १८ तुम्ही आत्म्याच्या 
प्रेरणेने चालविलेले आहां तर तुम्ही नियमशात्राधीन नाही. 
१९ देहाची कर्मे तर उघंड आहेत; तीं हीं: जारकमे, अथु- 
दपणा, कामातुरपणा, २० मूर्तिपूजा, चेटकें, वैर, . कलह, 
मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, २१ हेवा, . दारूबाजी, 
रंगेलपणा आणि. अशा इंतर गोष्टी; यांविषयी जें मीं!पूर्वी 
मुम्दांस' सांगून ठेविलें होतें तेंच आतां सांगून ठेवितो कीं 
अशीं कर्म करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे 'वतन'-मिळणार 





नाहीं. २२ आत्म्याच्या प्रभावाने होणारी फलप्रासि औति, 


आनंद, शांति, " सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, 
विश्वासूपंणा, २३ सौम्यता. इंद्रियदमन 'ही आहे; अशां- 
विरुद॒नियमशासत्र नाहीं. २४ जे लिस्त येश्चे आहेत 
त्यांनीं दुत्रृतति व वासना यांसुद्धां देहाला वधर्स्तभावर 
खिळिलें आहे. 

२५' 'आंषण' जर आपला जीवनक्रम आत्म्योच्या 
प्रेरणेने चालवीत आहों तर आपण आत्म्याच्या प्रेरणेनेच 
वागणूक करावी.. २६ आपणं पोकळ अभिमानी होऊन 
एकमेकांस व्विडवू नये, व एकमेकांचा हैचा करूं नये. 

व्यवहारोपयोगी बोध 
.  " बंधुजनहो, कोणी मनुष्य एखाद्या अपराधांत 
> सांपडला तरी जे तुम्ही आत्मा पावलेले आहां ते 


तुम्ही अशाला सौम्य भावाने ताळ्यावर आणा; तुहि 


परीक्षेंत पटटं नये याविषयीं स्वतः संभाळ. २ एकमेकांची 
ओशझों वाहा, म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल, 
३ कारण आपण कोणी नसतां कोणी आहों अर्श कल्पना 
करणारा स्वतःला फसवितो. ४ तर प्रत्येकाने आपापल्या 
कामाची परीक्षा. करावी म्हणजे त्याला दुसऱ्याच्या संबं- 
थाने नव्हे, तर केवळ स्वतःसंबंधानें अभिमान बाळगण्यास 





अ० ५:१६-६:१८ 


जामा मिळेल. ५ कारण परत्येकार्ने आपापला भार वाहिला 
पाहिजे. 

- ६ वचनाचें शिक्षण घेणारा व शिक्षण देणारा हे सर्व 
चांगल्या गोष्टींत एकमेकांचे भागीदार होवोत. फसू 
नका; देवाचा उपहास व्हावयाचा नाहीं; कारण मनुष्य जें 
कांहीं पेरितो त्याचेंच त्याला पीक-मिळेंल. &”जो आपल्या 
देहासाठीं पेरितो त्यांला देंहापासून “नोशाचें पौक- मिळेछ 
आणि ओं आत्म्यासोठीं. पेरितो त्याला - आत्म्यापासून 
सांवेकालिक जीवमौष्ये 'पींक मिळेल. ९ योग्य तें करावयींचा 
आपल्याला कधीं कंटाळा येऊं नये; आपण न खचलो तर 
यथाकाळीं 'आपल्या पदरीं. पीक. पडेल, १« :तर . मग 
आपणांला प्रसंग आहे त्याप्रमाणे ओपण सर्वाचे व विशे" 
षतः विश्वासबंधूंचें बरें करावें 

री च समाधि डु 

११: पाहा, मीं स्वहस्ते. केवढ्या. मोठ्या “अक्षरांनी 
तुम्हांस लिहिलें आहे. १२"-दैहिक गोष्टींचा डोल मिरं- 
विण्यास जिंतके लोक पाहतात, तितके ख्रिस्तांच्या वंधस्तं- 


भामुळे स्वतःचा छळ होऊं. नयें. म्हणूनचं तुझहांस सुंता 


करून घेण्यास लावितात; १३ कारण सुंता कॅरून घेणारे 
स्वतःहि नियमशास्र पाळीत नाहींत; तर तुम्हांवर देहरट्या 
आढ्यता मिरविष्याकरितां तुमची सुंता व्हावी अशी इच्छा 
बाळगतात. १४ आपलां प्रभु येशू खिस्त याच्या. वध्स्त- 
भाच्या अभिमानादिवांय कंशाचाहि अभिमान बाळगणे 


। माझ्या हातून न होवो; त्यांच्याद्वोरें जग मंठा व मी 


जगाला वधस्तंभावर खिळिलेला आहें. १५ सुंता .ही कांहीं 
नाहीं, व बेसुंता हीहि कांहीं नाहीं, तर नवी उत्पत्ति 
हिचीच कायती योग्यता आहे. १६ जितके ह्या नियमाने 


, वागतील तितक्यांवर व देवाच्या इख्राएलावर शांति व 


दया असो. 

१७ यापुढें कोणी मलां त्रास न देवो; कारण मी 
आपल्या शरीरावर येशूच्या खुणा धारण करून आहें. 

१८ बंधुजनहो, आपला प्रभु येश्‌. ख्रिस्त याची कृपा 
तुमच्या आत्म्यावर असो. आमेन. 


२१९ 


पोठाचें इफिसकरांस पत्र 


१ इफिस एथील पवित्र जन. व लिस्त. येशस- 

६ :घील- विश्वास ठेवणारे यांस" देवाच्या इच्छेने लिस्त 
'येश्वचा प्रेषित पौल याजकडून::-२:देव आपला पिता 

व. प्रभु येश्व स्िस्त याजपासून तुम्हांस छपा व शांति असो. 


:- . आपल्या प्रभु येद्व, ख्रिस्ताचा षिता जो देव तो 
धन्यवादित असो; त्यानें: स्वंगौतील. संवे.. आध्यात्मिक वर 
देऊन आपणांला लिस्तामध्यें धन्य केळें आहे; ४ आपण 
. प्रेमामध्ये त्याच्या दृष्टीनें पवित्र व निर्दोष व्हावें, म्हणून 
त्याने सृष्टीच्या स्थापनेपूरव्री आपल्योठा लिस्तामध्यें. निव- 
डिलें; ५, ६ त्यानें त्या प्रियकराच्या द्वारें आपल्यावर जी 
कृपा केली. तिच्या महिम्याची स्तुति: व्हावी - म्हणून . त्यानें 
आपल्या मनाच्या. संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येश्व-ल्निस्ताच्या 
ह्वारे स्वतःचे. दत्तक होण्याकरितां -अगाऊ नेमिळे; ७ 
त्याच्या कृपेच्या विपुलतेप्रमाणे...त्या भियकरांत त्याच्या 
रक्ताच्या द्वारें आपल्याला मुक्ति: म्हणजे आपल्या अपरा- 
थांची क्षमा मिळाली. आहे; < त्यानें ही कृपा सवे ज्ञान 
व बुद्धि यांच्या द्वारा आपल्यावर विपुल केली आहे; ९ 
त्यानें स्वतःच्या इच्छेनुरूप. व त्याच्या ठायीं पूर्वी केलेल्या 
योजनेप्रमाणें स्वसंकल्पार्चे गूज आपल्याला कळविलें; १० 
ती योजना अश्ली कीं काळाच्या पूर्णतेची व्यवस्था लावि- 
तांना आकाशांत व एथ्वीवर जें आहे तें सवे ख्रिस्तामध्यें. 
एकत्र करावें; ११-आपल्या मनाच्या संकल्पाप्रमाणें जो 
अवघें चालवितो त्याच्या योजनेप्रमाणे पूर्वी नेमिलेले 
जे आम्ही ते. त्यामध्ये वतनहि झालो आहों; १२ 
यासाठीं कीं पूर्वीत्र खिस्तावर. आशा ठेवणारे जे 
आम्ही त्या आम्हांवरून त्याच्या महिम्याची स्तुति 
व्हावी; १२३, १४ तुम्हीहि सत्याचे वचन म्हणजे 
तुमच्या तारणाची सुवाती ऐकल्यानंतर, त्याजवर 
विश्वास ठेविला, आणि निजजनांच्या मुक्तीसाठी आपल्या 


वतनाचा विसार असा जो देऊं केलेला पवित्र आत्मा याचा 
क्षिका, देवाच्या महिम्याची स्तुति व्हावी म्हणून :'तुम्हांस 
देबज्ञानाच्या प्राप्तीस्तव प्रार्थना . 

१५ यास्तव प्रभु येद्वर तुम्हांमध्यें. जो विश्वास आहे, 
आणि जें प्रेम तुम्ही सवे पवित्र जनांसंबंधानें व्यक्त करितां 
त्याविषयी ऐकून, १६ तुम्हांसाठीं मी उपकार मानिर्ता 
राहत नाहीं; मी. आपल्या प्रार्थनांत तुमची आठवण करून 
असें मागतो की, १७ आपला प्रभु येश. ल्रिस्त याचा देव, 
वैभवशाली पिता, यानें तुम्हांस आपल्या . ओळखीसंबेधीं 
ज्ञान व प्रकटीकरण यांचा आत्मा द्यावा; १८ असा कीं 
तुमचे ज्ञानचध्षु प्रकाशित होऊन त्याच्या पाचारणापासून 
होणारी आश्या काय, पवित्र जनांमध्यें त्याने दिलेल्या 
वत्तनाच्या वैभवाची संपत्ति केवढी, १९ आणि जे आपण 
विश्वास ठेवणारे त्या आपणांविषयींच्या त्याच्या सामर्थ्याचे 
अपार महत्त्व तें काय हें तुम्हीं, त्याच्या बळाच्या. परा- 
ह 7४920 ओळखून घ्यावें. 

चें पुनरुत्थान झाल्याने दिसून 
आलेले देवाचे सामथ्ये 

२० त्यानें तीच कृति ख्रिस्ताच्या ठायी दाखवून त्याला 
मेलेल्यांतून उठविले; २१ आणि सवे सत्ता, अधिकार, 
सामध्ये, धनीपण, सांप्रत आणि भावी युरगगांतील कोणतेंहि 
नांव घ्या, त्या सर्वाहून उंच करून स्वगेलोकीं त्याला 
आपल्या उजवीकडे बसविलें; २२ त्यानें सर्वे कांहीं 
त्याच्या पायांखालीं घातलें, आणि त्यार्ने सर्वांवर मस्तक. 
असें व्हावें म्हणून त्यास मंडळीला दिलें; २२ हीच त्याचें 
झरीर; जो सर्वांनी सवे भरतो त्यानें ती भरळेली आहे. 

तारणप्रासि देवाच्या छपेने होते 

१ तुम्ही आपले अपराध व आपलीं पातके 
ह्यामुळें गरत झालां असतां तुम्हांसहि त्यानें जीवंत 
केळें २ त्यांत तुम्ही पूर्वी चालत असां. हें तुमचें 


२२९० 


इफिसकरांस पत्र: 


अ०-२:२-३:११. 





छ्छ्त्य अगाच्या. रहाटीप्रमाणें : अंतरिक्षाचा ्‌ 
म्हणजे” “आहामंजकः- लोकांत आतां. कार्य करणाऱ्या 


- आल्ह्यांचा अधिपति, ह्याच्या वहिवाटीप्रमाणें असे. ३ त्या 
"जेकांतं॑ः आपण * सर्व -आपेल्या दैहिक वासनांस अनुरूपसें 
मागें वागलो, आपल्या देहाच्या व मनाच्या इच्छांप्रमाणें 
: करीत.होतों व निसगैतः' इतरांप्रमाणे. कोघाची प्रजा होतों; 
४ तरी देव.दयाघन आहे म्हणून आपण आपल्या अपरा- 
धामुळें गत झालों असतांहि त्यानें आपल्यावरील: स्वतःच्या 


'परम प्रेमामुळे ५ ल्रिस्ताबरोबर आपणांला जीवंत केलें, 


4 तुमचें तारण कृपेनें झालें- आहे); ६ लिंस्त येशमध्यें 
त्याच्यासह उठविळें आणि त्याच्यासद्द स्वगेलोकीं बसविले; 
७ यासोठी 'की ख्रिस्त येशरमध्यें त्यांची आपल्यावर जी 
मंमता तिच्या द्वारें येणाऱ्या युंगांत त्यानें आपल्या. कृपेची 
अपार संपत्ति दांखवावी; ८ तुमचें तारण कृपेनेच किथ्वा- 
साच्या द्वारें झालें आहे, आणि हें तुमच्या हांतून झालें 
नाहीं, तर हें देवाचें दान आहे; ९ कोणीं. आढ्यता 
बाळगू. नये म्हणून कर्मे केल्यानें हे. झालें नाहीं. १० आपण 
चांगलीं कर्मे करावीं म्हणून-स्रिस्त . येशमध्यें उत्पन्न केलेले 
असे.आपण त्याच्या हातचें काम आहों; तीं कर्ने आपण 
करावीं म्हणून देवानें तीं पूर्वी योजून ठेविली. 
यहूदी व यहृदीतर यांचे खिस्ती मंडळींत 
णऐेक्य झालेळे आहे “- : 


११ यास्तव पूर्वीची आठवण करा; तुम्ही देहाने. 


विदेशी, आणि स्वतःला सुंती म्हणविणाऱ्या. ठोकांकहून 
बेठुंती असे . म्हमविळे जात होतां; त्यांची सुंता म्हणजे 
हातानें केलेली देहाची अज्ञी असे; १२ते तुम्ही त्या 
वेळेस ख्रिस्तविरहित, इद्नाएलाच्या राष्ट्राबाहेरचे, वचनाच्या 
करारांस परके, आश्याहीन व जगांत देवहीन असे होतां; 
१३ परंतु जे तुम्ही पूर्वी दूर होतां ते. तुम्ही आतां लिस्त 
येश्षमध्यें ख्रिस्ताच्या रक्ताने जवळ झालां आहां. १४ 
कारण तो आपला समेट असा आहे; त्यानें दोघांस एक 
केळे, आणि मधली आडर्मित पाडिली; १५ त्यानें 
आपल्या देहाने वैर नाहींसे केलें, हें वैर म्हणजे आक्ञा- 
विधींचे नियमशात्ञ; यासाठीं कीं आपण समेट . घडवून 
आणून आपल्या ठायीं दोघांचा एक नवा मनुष्य उत्पन्न 


२२१ 


करावा; ५६ आणि त्यानें वधस्तंभावर वैरभाव जिवें मारून 
त्याच्या द्वारें. देवाबरोबर त्यांचें एकशरीरःकरून दोघांचा 
समेट करावा::म्हणूनः असें केले; <१७. त्याने .स्वतः येऊन 
जे तुम्ही/दूर होतां..त्या तुम्हांस- व :जे-जवळ: होते त्यांस. 
शांतीची ख्रुवार्ता सांगितली. ..९८.. त्याच्या द्वारें एका 
आल्म्यांत” आपणां: . उभयतांचाः पित्याजंवळ : प्रचेश ' होतो.. 
१९ तर यावरून तुम्ही आतांपासून. परके::व परदेशीय 
नाहीं, तर पवित्र: जनांचे एकराष्ट्र व देवाच्या घरचे आहां; 
२० प्रेषित व संदेष्टे यांच्या पायावर तुम्ही सचिलेले आहां, 
व ख्रिस्त येश्वू' हाच कोनरिला आहे?:.२१ त्याच्यामध्ये 
प्रत्येक इमारत .जोडून रचिली असतां.. वाढत वाढत. 
प्रभूच्या ठायी. पनित्र मंदिर होतें; २२ त्यांत. तुम्दीहि. 
आत्म्याने देवाच्या वस्तीसाठी एकत्र रचिछेले आहा. 
देवाच्या रहस्याचे प्रकटीकरण करण्याच्या 
कामगिरीवर पोलाची. पाठवणी 
१ याकरितां मी पौल. तुम्हां बिदेशी लोकांसाठी 
- स्षिस्त येश्वचा बंदिवान आहें. २ देवाची जी कृपा 
तुम्हांसाठीं मला प्राप्त झाली ति'च्या व्यवस्थेबिषयीं तुम्हीं 
ऐकलळें - असेलच; ३. म्हणजे प्रकटीकरणाच्या द्वारें जें 
गूज़ मला कळविलें गेळें, त्याविषयी मी. थोडक्यांत वर 
लिहिलें आहे; ४ ते वाचून लिस्ताच्या गुजाचें परि- 
ज्ञान मला झाल्याचें तुम्हांला समजेल; ५ हें जें गूज 
आतां त्याच्या पवित्र प्रेषितांस . व संदेष्टयांस आत्म्याने 
प्रकट झालें आहे, ते इतर पिढ्यांच्या ' मनुष्यसंतानांस 
कळविळें नव्ह्ते. ६ ते हें की विदेशी लोक लित्त येझूच्या 
ठायीं सुवार्तेच्या योगानें वतनबंधु, एकशरीर व- क्‍चनाचे 
सहभागी आहेत; ७ देवाचें जें कृपादान त्याच्या साम- 
थ्यांच्या करणीनें मला प्राप्त झालें तेणेंकरून मी त्या 
सुवार्तेचा सेवक झालों. ८ सवे पवित्र जनांतील भी जो 
लहानाहून ल्हान, त्या मजवर ही. कृपा अश्नी झाली 
कीं मीं लिस्ताच्या अगाध संपत्तीची सुवार्ता... विदेद्ी 
लोकांस सांगावी; ९ आणि ज्यानें सवे उत्पश्न केले. त्या 


देवाच्या ठायीं जें गूज युंगादिकााफासून 'गुक्त राहिलें - 


आहे. त्यांची - व्यवस्था काय; हे . सर्वांस. प्रकाषित 
करावें; १०, :१3 यासाठी कीं 'जो':युगादिकालचा संकल्प 


अ० दहेः११--४:१८ । इफिसकरांस पत्र 


त्मनं आपल्या प्रभु त्रिस्त येशमर्थ्ये केला त्याप्रमाणें देवाचें. 
बहुबिध ज्ञान: स्वगांतील अधिपति व भधिकारी यांस । देव सर्वाचा पिता, तो सर्वांवर असून सर्वन्यापी व 
मंडळीच्या द्वारे आतां. : कळार्वे; १-२ त्या. .प्रभुच्या. ठायीं ! सर्वामध्ये आहे. ७ तरी आपल्या प्रत्येकास लिस्तानें 
- आपेल्याला त्याजवरील विश्वासाने ' घैर्य व. निर्भयपणे । दिलेल्या दानाच्या परिमाणाम्रमाणें कृपा दिली आहे, « 
प्रवेश हीं. मिळाली आहेत. । १३ ' यास्तव :मी विनंति । यास्तव तो म्हणतो. 


आहे. .५ एक प्रभु, एक विश्वास, एक बाप्तिस्मा, ६ एक 





१ करितों कीं तुम्ह्यांसाठी जे केश मला होतात: त्यांच्यासुळें त्यानें उचस्थानीं आरोहण केलें तेव्हां 
तुम्ही खचू नये; ते. तुम्हांस भूषणावह आहेत. ः त्यानें पाडाव केलेल्यांस केद. करून नेलं, 
शुभवृत्ताचं आकलन व्हावें म्हणून प्राथेना . आणि मनुष्यांस दाने दिलीं. - 


. ४५१५ याकरितां स्वर्गातील व. एथ्वीवरील प्रत्येक | ९ ( त्यानें “ उच्चस्थानीं आरोहण. केलें, ? यावरून ते' 
वंश्यास ज्या पित्यावरून नांव देण्यांत येतें, त्या पित्यासमोर | प्रथम पृथ्नीच्या अधोभागीं उतरला होता, यापेक्षां दुसरे 
मी गुडघे टेकून अशी विनंति :करितो; १६ त्यानें | काय समजावे ९ १० जो उतरला होता तोच सर्वे वस्तु 
आपल्या ऐश्वर्याच्या संपत्तीप्रमाणे तुम्हांस. असें दान द्यावें | आपण भरून टाकाव्या म्हणून सवे ऊध्वेलोकांवर चढला; ) 
कीं तुम्हीं त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे अंतर्योमीं बंलसंपन्न । ११ आणि त्यानेंच कोणी प्रेषित, कोणी संदेष्टे, कोणो. 
व्हावे; १७ ख्रिस्ताने तुमच्या अंतःकरणामध्यें . तुमच्या | सुवार्तिक, कोणी पाळक व शिक्षक असे नेमून दिले; १९ 
विश्वासाच्या द्वारें वास. कराबा; यासाठीं कीं तुम्ही प्रीतींत । ह्यांना सेवेच्या कामासाठी, ख्रिस्ताच्या शरीराच्या रचने 
सुळावलेळे व पाया घातलेले असे असून. १८ तिची । साठीं, पवित्र जनांची पूर्णता व्हावी म्हणून देण्यांत आलें. १३ 
- रुंदी, लांबी, खोली, व उंची किती, १९ हें. तुम्ही. सवे | आपण सर्वांनी देवाच्या पुत्रावरील विश्वासाच्या व तत्संबंधी 
-पवित्रे जनांसह समजून: घ्यावयास, व बुद्धीस: अगम्य । ज्ञानाच्या एकत्वास, प्रौढ मजृष्यपणास ल्िस्ताची पूर्णता 
अक्षी स्तरिस्ताची प्रीति ओळखूनः घ्यावयास शक्तिमान | प्राप्त होईेळ अकद्या ब्रद्धीच्या मर्यादेस येऊन पोहचू 
व्हावे; असें कीं तुम्ही देवाच्या सवे पूर्गतेइतके परिपूर्ण | तोंपर्यंत दिलें;. १४ यासाठीं की आपण यापुढें बाळांसमान 
व्हावे 'असूं. नये, : म्हणजे. मनुष्यांच्या धुर्तपणानें, भ्रांतीच्या 
* २० आपण ज्याची 'कांहीं स्रागणी किंवा कल्पना । मार्गीस नेणाऱ्या युक्तीने, उपदेदरूपी प्रत्येक वाऱ्याने 
करितों. त्यापेक्षां आपल्य़ामध्यें. काये .. करणार्‍या शक्तीने | हेलकांवणारे व फिरणारे असें. होऊं नये; १५ तर आपण 
फारच . फार: करावयास: जो शक्तिमान आहे, २१ त्याला । प्रीतीनें सत्याला. धरून मस्तक जो ख्रिस्त त्याच्या परिमा- 
पिढ्यानपिढी मंडळींत व ल्रिस्त येश्चमध्यें . युगानुयुग | णानें सवे प्रकारें वाढावे. १६ त्याजपासून अवघ्या शरीराची, 


गोरंव असो. आमेन पुरवठा करणाऱया प्रत्येक सांध्याच्या योगे, जुळवणूक व 
ख्िस्त हा मंडळीचा मस्तक आणि म्हणून | जमवाजमव होते, प्रत्येक अंग आपापल्या परिमाणानें 


सभासदांचे ऐेक्य असावं कार्ये करीत असतें, आणि आपली रचना प्रीतीमध्यें 
- : १ यास्तव जो मी प्रभूमर्ष्ये बंदिवान तो । होण्यासाठीं व्रद्धि करून घेतें. , 
९४ मी तुम्हांस विनंति करितों की तुम्हांस झालेल्या जुना जीवितक्रम व नवा जीवितक्रम 
पाचारणास शोभेल असें तुम्हीं चालावे; २ पूर्ण | १७ यास्तव मी हें म्हणतों व प्रभूमध्यें निश्चितार्थाने 
नश्रतेनें, सोम्यतेनें व क्षमाजीलंतेने वागून एकमेकांचे | सांगतों कीं विदेशी लोक आपल्या मनाच्या भ्रष्टतेंत 
प्रीतीने सद्दन करावें; ३ शांतीच्या बंधनानें आत्म्याचे । चालत आहेत त्याप्रमाणें तुम्ही अतःपर चाल नये; १८ 
ऐक्य राखावयास झटत असावें; ४. तुमच्या पाचारणाची । ते बुद्धीर्सबंधानें अंधकारमय झालेले आहेत, त्यांच्यांतील 
जशी आशा एक त्याप्रमाणेच शरीर एक व आत्मा एक । अज्ञान व त्यांच्या अंतःकरणाचा कठीणपणा यामुळें ते 
२२२ 


इफिसकरांस पत्र 


शश्वरी “भ्ञीवनाला पारखे: झाले. आहेत; १९ ते. बधिर 
झल्यामुर्छे त्यांनी हावरेपणानें सवे प्रकारची अशुद्धता करण्या 
साठीं श्वतःला. क्रामातुरपणाच्या स्वाधीन केलें; २० परंतु 


तुंम्ही अशा रीतीनें ख्रिस्त दिकलां नाहीं; २१ तुम्हीं त्याचेंच 


ऐकळें'चं येशूच्या ठायी जें सत्य आहे त्याप्रमाणें तुम्हांला 


त्यांच्यामध्यें : शिक्षण मिळालें; २२ असें कीं तुमच्या. 
पूर्वीच्या -आचरणासंबंधीं जो जुना मनुष्य त्याचा तुम्हीं. 
त्याग करावा, तो कपटाच्या वासनांनीं युक्त असून त्याचा ; 


नाश होणार आहे. २३ तर तुम्ही आपल्या मनोवृत्तीत नवें 

व्हावें; २४ आणि धार्मिकता व सत्याची पवित्रता यांनीं युक्त 

असा. देवानुरूप उत्पन्न केलेला तवा मलुष्य धारण करावा. 
दिनचर्येकरितां नियम 


२५ यास्तव असत्याचा त्याग-करून तुम्ही प्रत्येक जण. 


आपापल्या शेजाऱ्याबरोबर सत्य बोला. कारण आपण 
'एकमेकांचे अवयव आहों. २६ “ तुम्ही रागावा, परंतु पाप 
करूं नका; तुम्ही रागावलां असतांना सूये मावळूं नये; 

२७ आणि सैतानाला वाव देऊं नका. २८ चोरी. करणा: 


.ऱ्यानें पुन्हां अगदीं चोरी करूं नये; तर.गरजवंताला द्याव- |: 


यास आपल्याजवळ कांहीं. असावें म्हणून जें उत्तम तें 
आपल्या हातांनीं करून उद्योग करीत राहावें. २९ तुमच्या 
तोंडावाटे कोणतेंहि अमंगळ भाषण न निघो, तर गरजेप्र 
मारणे आध्यात्मिक उन्नतीकरितां जें कांहीं उपयुक्त तेंच भात्र 
निघो, ,यासाठीं कीं तेणेंकरून ऐकणाज्यांस कृपादान प्राप्त 
व्हावे. ३० देवाच्या पवित्र आत्म्याला खिन्न करूं नका; 
त्याच्या योगें तुम्ही तारणाच्या दिवसापर्यंत मुद्रित झालां 
आहां. ३१: सवे प्रकारचें कटुत्व, संताप, क्रोध, कलकलाट 
व अभद्र भाषण हीं, अंवघ्या दुष्टपणांसुद्धां तुम्हांपासून दूर 


करण्यांत येवोत; ३२ आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर उपका-' 


रिक व कनवाळू व्हा; जशी देवाने लिस्तामध्यें तुम्हांला 


क्षमा केली आहे तशी तुम्हीहि एकमेकांला क्षमा करा. . : 


१ तर मग तुम्ही प्रिय मुलांप्रमाणे देवाचें अनुकरण 

९ करणारे व्हा; २ आणि लिस्तानें तुम्हावर प्रीति केली 

आणि देवाला सुवास मिळावा म्हणून स्वतःला आप- 

ल्याकरितां अपण व यज्ञ असें दिलें, तंदनुसार तुम्हीहि 
प्रीतीने चाला. 


२२३ 





) 


अ० ४:१८-५:२२ 


३ जारकर्म, सवे प्रकारची अशुद्धता व लोभ, यांचा 
तुम्हांमध्यें-उच्वारहि न होवो; हें पवित्र जनांस शोभते. ४ 
तसेंच अमंगळपण, बाष्कळ. गोष्टी व टबाळी...द्यांधाहि 
न होवो; तीं ..उच्ति नाहींत; तर त्यांऐवजीं शेश्ोपकार 
स्मरण होवो. ५ जारकर्मा; अशुद्ध कृति करणारा ,किंक 
लोभी.( हा मू्तिपूजक आहे ) अंसल्या कोणासहि.लिस्ताच्या 
च देकाच्यक्-राज्यांत वारसा नाहीं हें तुम्ही जाणूनच आहां. 
६:प्रोकळ-्भाषणानें कोणीं तुम्हांस: फसंवूं नये;:कारण अशा 
पापांमुळें आज्ञाभंग करणाऱ्या पुत्रांवर देवाचा कोप : होतो. 
५ यास्तव तुम्ही त्यांचे भागीदार होऊं नका; ८.कारण जे 
तुम्ही पूर्वी अंधकार असे: होतां ते तुम्ही. आतां. प्रभूमध्यें 
प्रकाश .असे आहां, प्रकाशाच्या प्रजेसारिखे,चाळा; ९ कारण 
प्रकाशाचे क्रळ सवे प्रकारचें चांगुलपण,. धार्मिकता; सत्यता 
यांत आहें... १०. प्रभूला काय पसंत आहे हें प्रारखून घेत 
जा; ११:अंधांराच्या निष्फळ कमाचे भागीद्वार होऊं नका 
इतकेंच नव्हे, तर त्यांचा प्रतिकार करा; १२ कारण त्या 
लोकांच्या हातून ग्रप्तपणे. जी. कर्मे . होतात त्यांचा. उच्चार 
करणें देखील लाजेचें भाहे.. १३ कोणताहि दोष उघडकीस 
आणिला म्हणजे त्यावर. प्रकार पडतो, . जें कांहीं उघड 
झालेळें असतें तें प्रकांधित होतें. १४ यास्तव तो म्हणतो, 
“ह निद्रिस्ता, जागा हो व मेलेल्यांतून ऊठ; म्हणजे ख्रिस्त 
तुजवर प्रकाहेल. * 

१५ तुम्ही अज्ञान्यांसारिखे नव्हे, तर . ज्ञान्यांसारिखे 
जपून वागण्याविषयीं खबरदारी. घ्या. १६ संधि साधून 
घ्या, कारण दिवस वाहेंट आहेत. १७ तुम्ही मूर्खासारखे 
होऊं नका,. तर प्रभूची. इच्छा काय आहे हें समजून घ्या. 
१८ द्राक्षारसारने मस्त होऊं नका; त्यांत बेतालपणा आहे; 


-तर आत्म्याने पूर्ण होऊन, १९ त्तोत्रे, गीतें व आत्मिक 


प्रबेध हीं एकमेकांस म्हणूनं दाखवा; आपल्या अंत:करणांत 
प्रभूला गायनवादन करा; २० आंपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या 
नामाने संव. गोष्टींबद्दल सर्वदा देवपित्याचें उपकारस्मरण 
करा; २१ ल्ित्ताचें भय बाळगून एकमेकांच्या अधीन 
असां. 

खिस्ती कुटुंबाचा जीवनक्रम 
२२ बायकांनो, तुम्ही जशा. प्रभूच्या अधीन तशा 


अ० ५४२२-९६:२२ 


इफिसकरांस पत्र 





आपआपल्या नवऱ्याच्या अधीन असा. २९३ कारण जसा 
ख्रिस्त मंडळीचे मस्तक आहे तसा नवरा बायकोचे मस्तक 
आहे; तसेंच ख्रिस्त हा शरीराचा तारणारा आहे. २४ जशी 


मंडळी ख्रिस्ताच्या अधीन आहे, तसें बायकांनींहि सवे गोष्टींत 


आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन असावें. २५ नवर्‍्यांनो, 
जशी क्ित्तानें मंडळीवर प्रीति केली आगि स्वतःचें तिच्या- 


साठींअर्पण केलें. तशी तुम्हीहि आपापल्या बायकोवरजरीति 


करा; २६ यासाठी कीं तिला त्यानें वचनरूपी 'जलत्नानाने 
झुदद ' करून पवित्रे करावें, २७ आणि . तिला गौरवयुक्त 
मंडळी अशी आपणास सादर करावी, म्हणजे तिला डाग 
“सुरकृती किंवा अदासारखें कांही नंसुंन ती पवित्र ब निर्दोष 
असावी. २८ त्याचप्रमाणे नवऱ्यांनीं: आपापल्या - बायकोला 
आपटे शरीर असें मांनून'तिंजवर प्रीति करावी. जो आपल्या 
बायकोवरंप्रीति करितो तो स्वतःवर आ्रीति करितो... २९ 
कोणी कधीं आपल्या देहाचा द्वेष करीत नाही; तर तो त्याचे 
पालनपोषण करितो; तसेंच ख्िस्तहि मंडळीचे करितो. ३० 
कारण आपणं त्याच्या शरीराचे अवथंवं आहों. ३१ * यामुळें 
' पुरक आपल्या. आईबांपांस सोडून -ओपल्या बायकोला 
जडून राहील; आणि ती. उभयता. एक देह होतील.“ ३२ 
हें गूज मोठें आहे; हें मीः  खिस्तींविषयी-व मंडंळीविषयीं 
बोलेतों. .३३.-तथापि तुम्ही प्रत्येक जणानें जंशी 


स्वतःवर तशी आपल्या बायकोवर प्रीति करावी; आणि. 


बायकोने. आपल्या नवर्‍याची भीड.राखावी. 
" 7. : १-सुलांनो, आपल्या आहईबांपांची ' आत्ञा प्रभू- 
३ मध्यें माना, कारण. हें योग्य आहे; २." आपला 
बाप व आहे यांचा मान राख, ( ही पहिली वचन- 
युक्त आज्ञा आहे ); ३ ' यासाठीं क्री तुझें कल्याण. व्हावें व 
. एथ्वीवर दीर्घायु असावें; ' ४ बापांनो, तुम्ही आपल्या 
मुलांस विडवूं नका; तर प्रभूर्चे:शिक्षण व बोध यांच्या: 
योगें त्यांचा प्रतिपाल करां. . 
५ दासांनो, व्यवहाररीत्या जे तुमचे धनी त्यांचा 
हुकूम, तो ल्रिस्ताचा असा समजून, भीत व कांपत, 
सालस मनानें माना; ६ मचुष्यांस खुष करणाऱ्या लोकां- 


माना; ७ ही चाकरी मनुष्यांची नव्हे तर प्रभूची आहे. 
असें मानून सद्भावानें ती करा; ८ कारण तुम्हांठा माहीत 
आहे कीं कोणी जें कांहीं चांगळें करितो तेंच त्याला प्रभू. 
पासून मिळेल, मग तो दास असो किंवा स्वतंत्र असो. ५ 
धन्यांनो, तुम्ही त्यांच्याबरोबर तसेंच वागा;. घमकावें 
सोडा; कारण त्यांचा. व तुमचाहि धनी स्वगात आहे. आणि 
त्याच्याजवळ पक्षपात नाहीं, हे तुम्हांस माहीत आहे. 
खिस्ती मनुष्याची रास्त्रसामग्री 

4०. आतां इतकेंच सांगणें आहे. कीं प्रभूमध्ये व 
त्याच्या पराक्रमाच्या शक्तीमरध्ये सबळ व्हा, ११ सैतानाच्या 
कुयुक्तींपुढें टिकावयास तुम्हीं समर्थ असावें म्हणून देवाची 
संपूर्ण दात्रसामग्री धारण करा. १२ कोरण आपलें युद्ध 
रक्तमांसाबरोबर नव्हे, तर सत्ता, अधिकार, या अंधकारमय 
जगाचे अधिपति, आकाझांतला दुरात्मासमूह . ह्यांबरोबर 
आहे. १३ यास्तव तुम्हीं वाईट दिवशीं विरोध करावयाला 
व सवे कांहीं केल्यावर टिकून राहावयाला समर्थ असावें 
म्हणून देवाची संपूर्ण शक्षसामप्री घ्या. १४ यास्तव सत्याने 
आपली कॅबरः बांधून, नीतिमत्त्वखंपी उरल्लाण धारण करून, 
१५ शांतीच्या सुवार्तेनें बनलेल्या सिद्धतेच्या पादुका 
पायांत घाळून, :4६ आणि या सर्वीखेरीज जिच्या योगें. 
त्या दुष्टाचे सवे जळते बाण तुम्हांला विझवितां येतील ती 
विश्वासरूपी हाल घरून उभे राहा. १७ तारणरूपी धिर- 
स्राण व देवाचें वचन अशी आत्म्याची तरवार, .हीं ध्या; 
१८ सर्वे प्रकारें प्रार्थना व विनंति करा, सवे समयीं 
आम्म्याच्या म्रेरणेनें प्रार्थना करा; आणि या कार्मी सवे तत्प- 
रतेनें व सवे पवित्रजनांसाठीं विनंति करीत जारूत राहा; 
१९, २० माझ्यासाठींहि विनेति करा; ती अशी कीं ज्या 
खुवार्तेकरितां.मी बेडीत पडलेला वकील आहें तिचें गूज 
प्रशस्तपणें कळविण्यासाठी मी तोंड उघडीन, तेव्हां मीं 
काय काय बोलावें तें मला कळून यावें; यासाठीं कीं जसें 


'मीं बोललें पाहिजे तसें तें मला प्रशस्तपणें बोलतां यावें. 


समाप्ति 
- २१ माझ कते काय चाललें आहे हें, प्रिय बंधु व 


सारिखे तोंडदेखल्या चाकरीनें 'नका, तर देवाची इच्छा | प्रभूमधील विश्वासू सेवक तुखिक हा तुम्हांस सवे कळवील, 
मनापासून पूर्ण करणाऱ्या ख्रिस्ताच्या दासांसारिखे तो ! त्यावरून तुम्हांस समजेल; २२ आमचा समाचार तुःहांस 
र्र 


इफिसकरांस पत्र-फिलिप्पैकरांस पत्र 


कळावा व त्यानें तुमच्या अंतःकरणांचें समाधान करावें 
माकरितांच मीं त्याला तुम्दांकडे पाठविलें आहे. 
२३ देवपिता व प्रभु येद्व, ख्रिस्त यांजपासून बंधूंना 


अ० ६ २२-फिलिण्पे १५२० 
शांति व किव्वासासह प्रीति हाभो. २४ आपला प्रभु येशू. 


| ख्विस्त याजवर जे अक्षय प्रीति करणारे त्या सर्वांवर 


कृपा असो. 


पोटाचें फिटिप्पेकरांस पत्र 


नमस्कार 
१ फिलिप्पे येथील अध्यक्ष व सेवक गांजसह 
€ लिस्त येश्वमध्में जे सवे पवित्र अन, त्यांस येश्‌ 
लिस्ताचे. दास पौल ब तीमथ्य यांजकहून: २ देव 
भ्ापला पिता व प्रभु येश. लिलत यांजपासून तुम्हांस कृपा 


पौलाती झतशता व आनंद 
__ १ मला तुमची जी एकंदर आठवण आहे तिच्यावरून 
मी आपल्या देवाचें उपकारस्मरण करितो; ४, ५ पहिल्या 
दिवसापासून आजपर्यंत सुवार्तेच्या प्रसारांत जी तुमची 
भागीदारी तिच्यामुळें तें करितो, आणि तुम्हां सर्वासाठी 
'जी माझी नेहमीची प्रत्येक विनंति ती आनंदानें करितों. ६ 
ज्यानें तुम्हांमध्ये चांगळें काम आरंभिले तो तें येथ. 
ख्रित्ताच्या दिवसापर्यंत सिद्धीस नेईल ह्या मला भरवसा 
आहे; ७ आणि तुम्हा सर्वाविषयीं असें वाटणें मला योग्यच 
आहे, कारण माझ्या बंघनांत आणि सुवार्तेसंबंधी प्रत्यु- 
श्रांत व प्रतिपादनांत तुम्ही सवे मजसह कृपेचे भागीदार 
असल्यामुळें तुमचें स्मरण मी हृदयी बाळगितों. ८ माझ्या 
गर्यी असलेल्या शिस्त येशच्या कळवळ्यानें मी तुम्हां सर्वा 
साठी किती उत्कंठित आहें हा तल साक्षी आहे. 


९ माझी ही प्रार्थना आहे की तुमची प्रीति श्वानाने व 
सर्व प्रकारच्या विवेकाने उत्तरोत्तर अतिवाय वाढावी; असें 
कॉ १० जेंश्रेष्ट ते तुम्ही पसंत करावें; तुम्ही क्रिस्ताच्या 

. १ मुळांत ः 'पिश्कोप ब द्याकोन 


१५८ 





। दिवसासाठी सात्विक ब निर्दोष असावें; ११ आणि देवाचें 


गौरव व स्तुति व्हावी म्हणून येथ लिस्ताच्या द्वारें जी 


हय; यांत मी आनंद करितों ब करणारच. १९, २० 
कारण मी कझानेंहि लाजणार नाही, तर पूर्भ पैयीने नेहमी- 
ग्रमाणें आताहि, अगण्यानें किंबा मरण्यानें, माझ्या शरी- 


श्र 


१५!२०-२९:१६ . 


फिलिप्पैकरांस पत्र 





र्तच्या द्वारे लिस्ताचा महिंमा होईल. ही जी. माझी अयेक्षा | तुम्ही समवित्त म्हा, म्हणजे एकमेकांवर सारखी श्रीति 


व आला तिच्याप्रमाणे, तें तुमच्या प्रार्थनेने व येशू 
ख्रिस्ताच्या आत्म्याच्या पुरवठ्यानें माझ्या उद्घारांस कारण 
होईल, हें मला ठाऊक आहे. 

जीबन कीं मरण, कोणते चांगले ? 

२१ कारण जगणें हें मला ख्रिस्त, व भरणें हे मला 
ठाभ असें आहे; २२.पश जर देहांत. जगणे- हें तमाझ्या 
कामाचें फळ आहे तर कीणंते निवडावे हें मंठा. सांगतां 
येत नाहीं. २२ मी या दोहोसंबंधाने पेचांत आहें; एथून 
झटून जाऊन स्रिस्ताजवळ असण्याची मला उत्कंठा आहे; 
'क्नारण हं त्यापेक्षां फारच .चांगळें आहे; २४. तरी मी 
देहांत रांहणें. हे... तुमह्याकरितां. अधिक गरजेचे आहे. २५ 
मला अशी खातरी. वाटत. असल्यामुळें मी.राहणार; विश्वा 
सांत तुम्हांस ग्रडि व आनंद .व्ह्यवा .म्हणून . मी तुम्हां 
सर्वांजवळ. राहणार हे. मला. ठाऊक, आहे; २६ यासाठी कीं 
तुम्हांकडे .माझें पुनः .येणें. झाल्यानें, . माझ्यामुळे . ट्िस्त 
येषमध्यें असिमान बाळाषण्याचें तुम्हांस अधिक कारण व्हावं. 

घसवे म्हणून बोध. . . 
:. २७ इतकेंच सांगावयाने वीं ल्ित्ताच्या मुवार्तेसतच्योभेल 
असें. आचरण. ठेवा;. मी. येऊन तुम्हांस. भेटलो किंवा 
तुम्हांकडे . आलो.; नाहीं. तरी . तुम्दांसंबंथानें . माझ्या 
ऐकण्यांत-अंसें. यावें कीं तुमही एकां जिवाने. सुवातेंच्या 
किश्वासासाठीं एकत्र लढत एकित्तानं स्थिर राहतां, 
२८' आणि -विरोध करणाऱ्या लोकांकडून. कशाविषयींहि 
भयमीत झालां नाहीं; हें त्यांस. त्यांच्या :नाह्याचें .पण 
तुमच्या तारणाचें चिन्ह आहे, आणि . तें देवापासून आहे. 
२९. कारण त्याजवर . विश्वास . ठेवावा. इतकेंच केवळ 
नव्हे, तर ल्िस्ताच्या वतीने त्याजकरितां दुःखदि सोसावें 
असा अनुग्रद्द तुम्दांवर झाला आहे; २५. मीं केलेलें युद्ध 
तुम्दी पाहिळे, व आतां. जें मी करीत आहें म्हणून तुम्ही 
ऐकता; तेंच तुम्हीहि करीत आहां. 
: .__ ऐक्यफ्ीत्यर्थ विनंति. 

१ यावसून 'लित्ताच्या ठायीं. कांही आश्वासन, 

२ तीचे काढी सांत्वन, आत्म्याचे. क्रांही. भागीपण, 


करा आणि एकजीव होऊन एकचित्त व्हा; अश्या प्रकारें 
माझा आनंद -पूणै. करा, 
नन्रतेप्रीत्यर्थ विनंति 
३ तुमच्या चित्तव्रत्तींत तट पाढण्यार्चे किंवा पोकळ 
अभिमान भरण्याचे कांहीं नसावें, तर लीनतेर्ने एकमेकांस 
आपणापेक्षां, श्रेष्टे मानावें;- ४. तुम्हांतील कोणीं आपलेख 


-हिंत पाहूं नये, तर दुसंऱ्यांचँहि पाहावें 


येशूच्या नघ्रतेचे व स्वार्थत्यागाचे 

शि उदाहरण 

५ असली जी चित्तत्रत्ति. लरिस्त येशमध्यें होती ती 
तुम्हांमध्येंहरि असो; £ तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनहि 
देवासमान असणें हा लाभ .असा त्यानें मानिला नाही, 
७ नर त्याने स्वतःला रिक्त केलं, म्हणजे मनुष्याच्या 
प्रतिमेचे होऊन दासाचें स्वरूप धारण केलें; ८ आणि 
मनुष्यप्रकृतीच असें प्रकट होऊन त्याने मरण, आणि तेंहि 
बघस्तंभावरचें मरण, सोशिलें; एथपर्यंत आज्ञापालन करून 
त्यांने स्वतःला लीन केलें. ९ यामुळें देवाने त्याला फारच 
उंच. केले, आणि सवे नांवांपेक्षां जें श्रेष्ठ नांव ते त्याला 
दिलें; १०.यासाठीं कीं स्वर्गात, पृथ्वीवर व. एथ्वीखाली 
ज्ञ कांही आहे त्यानें. येशच्या नामाने गुडधे. टेकावे 
११ आणि देवपित्याच्या .गौरवासाठीं प्रत्येक जिव्हेनें येश 
ख्रिस्त प्रभु आहे असें कबूल करावें 

_ सच्छील तारणप्राततीचा पुरावा आहे. .. 

१२ यास्तव. माझ्या प्रिय. बंधूंनो, जे. तुम्ढी सर्वदा 
आह्ापालन: करीत आलां . आहां ते तुम्ही, मी 
असतां केवळ नव्हे तर - विद्षेषेंकरून आतां, . म्हणजें मी 
जवळ नसतांहि, भीत व कांपतत आपरे तारण साधून 
घ्या; १३ कारण इच्छा करणें व.. कृति करणें हीं तुमच्या 
ठायी आपल्या. सत्संकल्पासाठीं साधून देणारा तो देव 
आहे. १४. जे कांही तुम्दी कराल ते कुरकुर व वादविवाद 
न करितां करा; १५ यासाठी. .कॉं या कुटिळ व विपरीत 
पिढींत तुम्ही निर्दोष व साळसूद, अश्षी देवाची निष्कलंक 
प्रजा. अरस्सें व्हावे; तिच्यांत तुम्ही जीवनाचे वचन पुढें 


क्रांह्री. कळवळा. व कश्या: ही. जर आहेत, २ तर । करून दाखवितांना ज्योतींसारखे. जगांत दिसतां; १६ असें 
रर्€ 


फिळिणैकरांस पत्र 


_ तर माझें धावणे: व्यर्थ झालें नाहीं व माहे. श्रमहि 
व्यर्थ झाळे नाहींत असा अभिमान 'बाळगष््यास मला 
ख्रिस्ताच्या दिवसासाठी कारण होईल. १७. तुमच्या 
विश्वासाचा यज्ञ व सेवा होतांना जरी मी स्त्रतः अर्पिला 
-जात आहें तरी मी त्याबद्दल आनंद मानितों च तुम्हां 
सर्वांसह आनंद करितों; १८ आणि त्याचाच तुम्हीहि 
आनंद माना व माझ्यासह आनंद करां... 
। च्या 
१५ तीमध्याला तुम्हांकडे लौकर पाठवीन अजी मला 
प्रभु येशमध्यें आशा आहे, अशासाठी कीं तुमच्या गोष्टी 
'ऐकून मलाहि धीर यावा. २० तुमच्या गोष्टींची खरी 
काळजी करील असा दुसरा कोणी समानशील माझ्याजवळ 
नाहीं; २१ कारण सवे जण स्वतःच्याच गोटी पाहतात, 
ख्रिस्त येशऱच्या पाहत नाहोंत; २२ पण त्याची प्रतीति 
तुम्हांस आली आहे कीं जसें मूल बापाची सेवा करिते 
तशी त्याने सुवातेंसाठीं माझ्याबरोबर सेवा केली आहे. 
२३ माझें कायं होणार हॅ समजतांच त्याला रवाना करितां 
येईल अश्शी मला आझा आहे. २४ तरी प्रभूमध्यें मला 
भरवसा आहे कीं मीहि स्वतः लौकर येईन. 
पपक्रदीत 
२५ तथापि एपफ़्रदीत, माझा बंधु, सहकारी व सह- 
सैनिक; आणि तुमचा दूत व माझी गरज भागवून सेवा कर- 
णारा, याला तुम्हांकडे परत पाठविण्याचें अगत्य वाटलें; २६ 
कारण तो आजारी आहे हें तुमच्या कानीं आलें असें 
त्याला समजल्यावरून त्यांला तुम्हां सर्वांसाठी हुरहुर 
लागून तो चिंतातुर झाला होता; २७ त्याला खरोखरच 
सरत्यु येण्याजोगे दुखणे आलें होतें; तथापि देवाने त्याज- 
वर दया केली; ती केवळ त्याजवर नव्हे तर, मला दुःखावर 
दुःख होऊं नये म्हणून, मजवरहि केली. २८ यास्तव मीं 
त्याला पाठविण्याची अधिक त्वरा केली; तुम्ही त्याला 
पाहून पुनः आनंद करावा, आणि माझें दुःख कसी व्हावें 
म्हणून हें केलें. २९ यावरून प्रभूमध्यें त्याचें आगतस्वागतं 
.पूर्ण आनंदाने करा; आणि अशांचा मान राखा; ३० 
कारण माझी सेवा करण्यांत तुमच्या हातून जें उणें झालें 
तें भरून काढावें म्हणून लिस्तसेवेसाठी त्याने आपला 


अ० २५१६-३५१२ 


जीव धोक्यांत घातला व तो मरतां मरतां वांचला. 
: ख्विस्तम्रात्तीपुढे जात, कूळ, पुण्य वगैरे बाह्य 
'हककांची किंमत कांहींच नाहीं 
१- बंधुजनहो, आतां इतकेंच सांगणें आहे कीं 
छे प्रभूमध्यें आनंद करा. अश्या गोष्टी तुम्हांस लिहिण्यास 
मी कंटाळा करीत नाहीं, आणि. त्या तुम्हांस दढ 
करणाऱ्या आहेत. २ त्या कुत्र्यांविषयीं सावध. असा;.त्या 
दुष्कर्म्यांविषंयीं सांघ असा; केवळ देहिक सुंता झालेल्या 
लोकांविषयी: सांवध असा, ३ जे आपण देवाच्या 
आत्म्याने . सेंवा करणारे, ल्िस्त येशवविषयीं अभिंमान 
बाळगणारे व देहावर भरवसा न ठेवणारे, ते आपण सुंता 
झालेलेच आहों; ४ तरी देहावरहि माझा भरवसा आहे; 
जर दुसऱ्या कोणाला देहावर भरवसा ठेवावा असें वाटतें 
तर मला अधिक वाटणार. ५ मी तर आठव्या दिवशीं सुंता 
झालेला, इंस्लाएल जांतीचा, बन्यांमीन वंशाचा, इग्यांचा 
इब्री; नियमशास््रदष्टीने परूशी; ६ आस्थेविषयीं म्हणाल 
तर मंडळीचा छळ करणारा; नियमश्ॉखांतील नीतिमत्त्वा- 
विषयीं. निदोंष' ठरलेला, असा आहें. 
खिस्तप्राधीकरतां पोलाला लागलेली उत्कंठा 
७ तरी ज्या गोष्टी मला लाभाच्या होत्या त्या मी 
ख्रिस्तामुळें हानीच्या अशा समजलो आहें; ८ इतकेंच 
नाहीं, तर लिस्त येशू माझा प्रभु, याजविषयींच्या ज्ञानाच्या 
श्रेष्ठत्वामुळें मी सवे कांहीं हानि असें समजतों; त्याच्यामुळे 
मीं सवे वस्तूंची हानि सोशिली, आणि त्या केरकचरा 
अशा लेखतों; यासाठीं कीं मला लिस्त ह्या लाभ प्राप्त 
व्हावा, ९ आणि मीं त्याच्या ठायीं असलेलें असें सांपढावें. 
माझें नीतिमत्त्व नियमशात्लाच्या योगें मिळालेले नाही; 
तर तें स्ित्तावरील विश्वासाने, म्हणजे देवापासून विश्वा- 
साने मिळणारे नीतिमत्त्व असें आहे. १० हें अशासाठी 
कीं तो, त्याच्या पुनस्त्यानाचें सामर्थ्य व त्याच्या 
दुःखांचें. भागीपण ही मीं त्याच्या मरणाला अनुरूप 
होऊन समजून घ्यावी; ११ म्हणजे मीं कसें तरी मृतांचे 
पुनरुत्यान मिळवावे. १२ मीं इतक्यांत मिळविले, किंवा 
इतक्यांत मी पूर्ण झालों असें म्हणत नाहीं; तर ज्यासाठी 
ल्लिस्त येशूने. मला आपल्या कह्यांत घेतलें तें मीं 


२२७ 


अ० ऐे:१२-४:१७ 





आपल्या कह्यांत घ्यावें म्हणून मी त्याच्या पाठीस लागंत 
आहें. १३ बंधुजबहो, मीं अद्यापि ते आपल्या कह्यांत 
आणलें अर्से. मानीत नाहीं; तर मागील गोष्टींकडे दुलेक्ष 
क्रेरून, च. पुढील गोष्टींकडे लक्ष लावून, १४ ख्िस्त 
येश्वसध्यें देवाचें जें वरील पाचारण :त्यासंबंधींचा पण 
जिंकण्यासाठी मर्यादेवरील खुणेकंडे. घावतो; हेंच एक 
माझें काम आहे. १५ तर जितके. आपण. प्रौढ आहों 
तितकयांनीं हाच भाव धरावा; आणि तुम्हीं एकाद्या गोष्टी- 
बिषयीं दुसरा भाव धरिला, तरी देव. तीहि तुम्दांला प्रकट 
करील; . १६ इतकेंच कीं, आपण ज्या नियमाने इतकी 
मजल मारिली त्याच नियमाने पुढें. चालावे. 
पौलाचं अनुकरणीय उदाहरण 


»आणि आम्हीं तुम्हांस कित्ता घातल्याप्रमाणे जे चालतात 
त्यांजकडे लक्ष असूं द्या. १८ कारण मीं. तुम्हांस बहुत 
वेळां. सांगितळें व आतांहि : रढतः सांगतों कीं. पुष्कळ 
जण. क्षिस्ताच्या - वघत्तंभाच्या.. वैऱ्यांप्रमाणें . चालणारे 
आहेत; १९ नाश हा त्यांचा झेषट, - पोट हा. त्यांचा देव, 
आणि लाज हें त्यांचें गौरव -आहे; -ऱ्यांचें वित्त. एरम्वी- 
बरील गोष्टींवर असतें.. मित ह. 
खिस्ती नागरिकत्व स्वर्गीय आहे 
२० आपलें नागरिकत्व तर स्वर्गीय आहे तेथून प्रभु 
येद्य, शिस्त हा तारणारा. असा येईल, याची आपण वाट 
पाहतो; २१ ज्या सामध्योने तो सर्वेच आपल्या 
स्वाधीन करावयास समर्थ आहे. त्या सामथ्योनें तो तुमचें- 
आमचें नीचावस्थेंतील शरीर ,स्वतःच्या गौरवावर्स्येतील 
शरीरासारखें व्हावें म्हणून त्याचें रूपांतर करील, :: 
सद्वोध्.  . . 
-१ यास्तव माझ्या प्रिय बंघूंनो, वुम्हांकडे माझें 
लक्ष. लागून. राहिळें आहे; तुम्ही माझा आनंद व 
-. सुगूट आहां; प्रियजनहो, तुम्ही भ्रभूमध्यें तसेच स्थिर 
सहा. २ मी युवदीयेला विनंति. करितों. व सुंतुखेला विनंति 
करितों कीं तुम्ही प्रभूच्या ठायी एकचित्त व्हा; ३ आणि 
माझ्या :जोडीच्या हे -खऱ्या सोबत्या, मी तुलाहि विनंति 
करितों कीं ह्या ज्या. ज्ियांनीं सुवार्तेच्या क्रामीं .मजबरोबर 


फिलिप्पैकरांस पत्र 


श्रम केले. त्यांना - साहाय्य कर; तसेंच क्ेमेत व ज्यांची 
नांवें जीवनी पुस्तकांत आहेत असे माझे बाकीचे सहकारी 
यांनाहि कर. न 

'४ प्रभूसध्यें सवेदा आनंद करा; पुन:हि सांगतो, आनंद 
करा. ५ तुमची सौम्यता सर्वास कळो. प्रभु जवळ आहे. 
६ कशाचीहि काळजी करूं नका तर सवे गोष्टींबिषथीं 
प्राथया व विनंति करून आभारप्रदशनासह (आपलीं 
मागणीं देवाला कळवा; ७ म्हणजे सवे बुद्धिसामथ्यीच्या 
पलीकडे असलेली देवाची झांति तुमची अंतःकरणे व 
तुमचे विचार ल्िस्त येह्वममध्यें राखील. 

८ बंधुजनहो, शेवटीं इतकें सांगतों कीं जें कांहीं सत्य, 


र | जें कांहीं सन्मान्य, जें कांहीं न्याय्य, जें कांही शद्ध, 
१७ बंधुजनहो, तुम्ही. सवे जण माझे अनुकारी व्हा, 


जें कांहीं प्रिय, जें कांहीं सुश्राव्य, जो कांहीं सद्गुण, जी 
कांहीं स्तुति, त्यांचें मनन करा. ९ जें तुम्ही विकला, 
जें स्वीकारले, व माझें ऐकटेंपाहिळें तें आचरा; म्हणजे 
शांतीचा देव तुम्दांबरोबर राहील. 
फिलिष्पैकरांनीं दाखविलेल्या ममताळूपणा- 
बद्दल पोलाची कृतशता 

१० मला प्रभूच्या ठायीं मोठा आनंद झाला कीं आतां 
तरी तुमची मजविषयींची काळजी पुनः जार््‌त झाली; 
ही काळजी तुम्ही करीतच होतां, पण तुम्हांस संधि 
नव्हती. ११ मला उणें असल्यामुळें मी बोलतों असें 
नाहीं; कारण ज्या स्थितींत मी असेन तींत तूप्त राहप्यास 
शिकलो आहे. १२९ अडचणींत राहणें मला समजतें, संपत्नर्ते- 
तहि राहणें समजर्ते; प्रत्येक प्रसंगीं व सवे प्रसंगी अभ्रतूप्त 
असणे, व क्षुवित असणे, संपन्न असणें व विपन्न असणें, 
ह्याचें द्षिक्षण भला मिळालें आहे. १३ मला सामर्थ्य 
देणाऱ्याच्या ठायीं मीं सवे कांहीं करावयास शक्तिमान 
आहे. १४ तथापि माझ्या संकटांत तुम्ही माझे सहभागी 
झालां हें ठीक केलें. १५ फिलिप्पैकरांनो, तुम्हांसहि ठाऊक 
आहे कीं सुवातेंच्या प्रारंभी, मी मासेदोनियाहून निघालो, 
तेव्हां फक्त. तुम्हांवांचून कोणत्याहि मंडळीने मजवरोबर 
देण्याघेण्याचा व्यवहार केला नाहीं; १६ मी थेस्सलनीकांत 
होतों तेव्हांच माझ्या.. गरजेसाठी तुम्ही एकदाच नाहीं, 
दोनदा पैसे पाठविळे. १७ मी दानाची इच्छा घरितों असें 


२२८ 


फिलिप्पैकरांस पत्र-कलस्सेकरांस पत्र 


नाहीं; तर तुमच्या हिशेबी जमा होणारें फळ बहुत व्हावें 
भंश्ची इच्छा धरितो. १८ मला पाहिजे तें सवे मजजवळ 
आहे आणि अधिकहि आहे; तुम्हांपासून आलेलें. दान 


अ० ४५१७-कलस्सै. १५१६ 


आपल्य देवपिता याला युगानुयुग गौरव असो. आमेन. 
शेवटचा 
२१ ल्लिस्त येश्वमधील प्रत्येक पवित्र. जनाला सलाम 


एपफ़रंदीतांच्या हातून मिळाल्याने मला भरपूर झालें; ते | सांगा. माझ्याबरोबरचे बंधु तुम्हांस सलाम सांगतात. २२ 
असा काय सुगंध, जसा काय देवाला मान्य व. संतोषकारक । सर्व पवित्र जन व. विदोषेंकरून कैसराच्या घरचे तुम्हांस 

येक्ष, असें आहे. १९ माझा देव आपल्या संपत्त्यनुरूप । सलाम सांगतात. । 
: तुमची सवे गरज ख्रिस्त येझमध्यें गोरवानें पुरवील. २० 


पौलाचें कटस्सेकरांस पत्र 


नमस्कार 

१ कलस्से एथील पवित्र जनांस व ल्लिस्तांतील 

९ विश्वास ठेवणाऱ्या बंधूंस, देवाच्या इच्छेनें ख्रिस्त 

येशूचा प्रेषित पौल व तीमथ्य बंधु यांजकडून; २ देव 
आपला पिता याजपासून तुम्हांस कृपा व शांति-असो. 

- ईशोपकारस्मरण व प्रार्थना. 

३,४ ख्रिस्त येशमधील तुमचा विश्वांस.व तुमची सवे 

पवित्र जनांबरील प्रीति, यांविषयी ऐकून, आंम्ही लुम्हांसाठी 

जेव्हां प्रार्थना करितों तेव्हां स्वर्गात तुम्दांसाठीं राखून 


ठेविलेल्या आहोमुळें आम्ही सवदा - आपल्या प्रभु येथ 


लिस्ताचा पिता देव याचें उपकारस्मरण . करितों. ५ ह्या 
आश्षेविषयीं तुम्हीं सुवातंच्या सत्यवचनांत. पूर्वी ऐकले. ६ 
ही सुवाती तुम्हांकडे येऊन पोहंचली आहे; तुम्हीं देवाच्या 


कृषेविषयीं ऐकलें व खरेपणानें तिची माहिती करून घेतली, 


त्या दिवसापासून ज्षी तुम्द्दांमध्यें तशीच सवे जगांतहि ती 
फळ देत व दृद्धिंगत होत चालली आहे. ७ एपफ्रास आमच्या 
सोबतीचा प्रिय दास, तुमच्या वतीने. स्िस्ताचा व्रिश्वासू 
सेवक, . त्याजपासून तुम्ही ती कृपा अज्ीच विकला. ८ 
आत्म्याच्या योगें झालेल्या तुमच्या प्रीतीविषयीं त्यानेच 
आमग्दांस कळविलें. 

९ यावरून आम्हीहि ते ऐकल्या दिवसापासून तुम्हांस 


२३ अभु येश्र ल्रिस्ताची कृपा तुमच्या आत्म्यावर असो 


साठीं प्रार्थना.व विनंति केल्याशिवाय राहत नादीं; ती--अक्ी 
कीं सवे आध्यात्मिक ज्ञान व बुद्धि यांच्याद्वारे तुम्हीं त्याच्या 
इच्छेसंबंधी ज्ञानाने भरावे; १० यासाठीं कीं तुम्हीं सर्व 
प्रकारें प्रभूला संतोषविण्याकरितां. त्याला शोभेल असें 
वागावें, म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या सत्कर्माचें फळ द्यावें 
आणि देवाच्या ज्ञानाने तुमची वृद्धि व्हाबी; ११ सव 
प्रकारची सहनता व. धीर हीं तुम्हांस आनंदासह' प्राप्त 
व्हावी म्हणून त्याच्या गौरवाच्या पराक्रमानुसार तुम्हीं सवे 
प्रकारच्या -सामथ्योने समर्थ व्हावे; १२ आणि ज्यानें 
आपल्याळा प्रकाश्यांतील. पवित्र. . जनांच्या वतनाचे 
बिभागी होण्याजोगें केलें त्या पित्याचें .उपकारस्मरण 
करावें.. १३ त्यानें - आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून 
काढून. आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यांत आणून ठेविलें; 
१४ त्या पुत्राच्या ठायीं आपल्याला मुक्ति. म्हणजे आपल्या 
पापांची क्षमा प्राप्त झाली आहे. 
खस्िस्ताचें स्वरूप व त्याचं कार्य 

१५ तो अद्य देवाची प्रतिमा आहे; तो सवे. 
उत्पत्तींत ज्येष्ठ आहे;. .१६ कारण आकाशांत. व एश्‍्वीवर 
असलेलें; हृदय व. अदृश्य असलेलें; राजे, अधिपति, सत्ता- 


घीझय . किंवा अधिकारी'. असलेळे; .ते॑ सर्वे: त्याच्यामध्ये 


उत्पन्न झाठे;-- सवे स्याच्यादारे - चे त्याच्यासाठी उत्पन 


२२९ 


अ%- १४१६-०-५:१३ 


कलस्सेकरांस पत्रः 





झाळें, १७ तो सर्वांच्या पूर्वीचा आहे व त्यांच्यामध्यें सवे | 


समाविष्ट होतात. १८ तोच शरीराचे म्हणजे मंडळीचें 
मस्तक आहे; तो आदि, मृतांतून॑ प्रथम जन्मलेला आहे; 
अझासाठीं कीं सर्वांमध्ये. त्याला प्राघान्य मिळावे; १९ 
संव पूर्णता त्याच्यांत वसावी; २० आणि त्याच्या. वघ- 
स्तंभावरील रक्ताच्या द्वारें श्ञांति करून तद्‌ द्वारें सचे, तें 
पृथ्वीवरील असो किंवा. स्वगांतील असो,. त्याचा स्वतः- 
बरोबर त्याच्याद्वारें समेट करणें हें पित्याला बरें वाटलें. 
२१ तुम्ही जे पूर्वी दुष्क्मे करीत मनानें परके व वैरी 
होतां, २२ त्या तुमचा आतां त्यार्ने स्वतःच्या मांसमय 


झरीरांत मरणाच्या द्रार-सभूट:कलाः. आह, यासार्टो. -कीं. 


त्याने तुम्हांस पवित्र, निष्कलंक व निर्दोष असें आपणा- 
समोर उभें करावे. २३ जर तुम्ही विश्वासांत स्थिरावलेळे 
व अढळ राहतां, आणि जी सुवाती तुम्हीं ऐकली, आकाशा- 
खालच्या सव सष्टींत जिची घोषणा झाली व" जिवा 
मी पौल सेवक झालों. आहें, तिच्या आज्ञेपासून तुम्ही 
ढळलां नाहीं तर हेंहोईल.  *« । 
खिस्ती मंडळीच्या वाढीप्रीत्यर्थ पौल खिस्ताचा 
*: २४ तुम्हॉसाठी जीं माझी दुःखें त्यांमध्यें मी आनंद 
करंतों, आणिं लिस्ताच्या क्े्यांतले जें उरळें आहे तें मी 
आपल्या देहाने, त्याचें शरीर जी मंडळी तिच्यासाठी भरून 
काढितों; २५ देवाच्या वचनाची पूर्ण सेवा'करावयास. जो 
_ कारभार तुम्हांसाठीं मलाः: सोपवून दिला, त्याप्रमार्णे- मी 
त्या. मंडळीचा सेवक झालों. २६ जें गूज. युगानुयुगे 
पिढ्यानपिंढी गत ठेविळें हेते; करंतु आतां त्याच्या पवित्र 
जनांस प्रकट झालें तें, : वचन  आहे;: २७ राष्ट्रांत, त्या 
गुंजाच्या गोरवाची संपत्ति काय आहे हे त्यांस कळविणे 
देवाला बरें वाटलें; गौरवाची आज्या भसा जो ल्ित्त 
तुम्हांमध्यें आहें तोच तें. गूज आहे. .२८ आम्ही त्याची 
घोषणा करितों, सर्वे प्रकारच्या ज्ञानाने प्रत्येक मनुष्याला 
बोध करितो व प्रत्येक मनुष्याला. शिकवितो; अशासाठी कीं 
प्रत्येक मनुष्याला त्रिस्तामध्यें पूर्ण असें उभे करावें; २९ 
ह्याकरिता त्याची जी शक्ति माझ्या ठायीं जोरानें कार्य 
चालविते तिच्या मानानें मी झटन श्रम करितों. . 


'१ तुन्हांसाठी, लावदिकीयांतल्या ळोकांसाठीं, व 

.ज्या इतरांनी माझें. तोंड प्रत्यक्ष पाहिलें नाहीं त्या 
सर्वासाठी, . मला केवढा प्रयास पडत आहे हें 
तुम्हीं समजून. ध्यावे अक्षी माझी इच्छा आहे; २तो 
प्रयास यासाठीं कीं त्यांच्या मनांस समाशान व्हावें; 
प्रेमानें त्यांनीं एकमेक्रांशीं बांधलें जावें; ज्ञानाची पूर्ण 
खातरी ही संपत्ति त्यांना बिपुळ. मिळावी; व देवाचें 
गूज म्हणजे ख्रिस्त याचें ज्ञान त्यांस समजून यावें. 
३ त्या ल्रिस्तामध्यें ज्ञानाचे व बुद्धीचे सवे गुप्तनिधि 


आहेत. वी व 
-_ ख्रिस्ताशीं संयुक्त होणे 
“इ ठाघवी भाषणाने कोणीं तुम्हांस भुलवूं नये म्हणून 
हं. सांगतों; ५ कारण जरी मी देहाने दूर आहें, तरी 
आम्म्याने तुम्दांजवळ आहें. आणि तुमची सुव्यवस्था व 
ख्रिस्तावरील तुमच्या विश्वासाचा, स्थिरपणा पाहत असून 
आनंद करीत आहें. 

६ तर ख्रिस्त. येह जो प्रभु, याला जसें तुम्दीं 
स्वीकारिळें तसें. त्यामध्यें चाला; » त्यामध्यें मुळावलेळे, 
रचिले गेलेले, तुम्हांस विकविल्याप्रमाणे विश्वासांत बळावत 
जाणारे, आणि फार. इशोपकारस्मरण करणारे असे व्हा. 

खोट्या शिक्षणाविरुद्ध इशारा 
* ८ ख्वित्ताप्रमाणें नव्हे, तर मनुष्यांच्या सं्रदायाप्रमाणे, 
जगाच्या प्राथमिक . शिक्षणाप्रसाणें असलेलें ज्ञान व पोकळ 
भुल्थापा यांनीं तुम्हांस कोणीं हिरावून घेऊन जाऊं नये 
म्हणून जपा; ९ कारण स्ररिस्ताच्या ठायींच देवपणाची 
सवे पूर्णता; मूततिमान्‌ वसते, १० आणि जो सवे 
सत्तेचे व. अधिंकाराचें. मस्तक त्यामध्ये तुम्ही पूर्ण 
केलेले आहां. ११ त्यामध्यें तुमची, देहस्वभावरूप 
शरीर काहून टाकल्याने जी ल़रिस्ताची सुंता, म्हणजे 
हातांनीं न केलेली सुंता, ती झाली आहे. १२ तुमचा 
बाप्तिस्मा झाला तेव्हां तुम्ही त्याजबरोबर पुरले )ेलां, 
आणि ज्यानें त्याला मेलेल्यांतून उठविळें त्या. देवाच्या 
कृतीवरील विश्वासाच्या्वारें त्याजबरोबर उठविलेहि गेलां. 
१३ ज़े तुम्ही आपल्या अपराधांनीं व. देहस्वभागाच्या 
बेसुंतीपणाने मेछेले. होतां त्या तुम्हांस त्यार्ने त्याजगरोबर 


र्शे० 


: : केलस्सेकरांस पत्र: 


: अ २५१३-३३ २१ 





जीवंत केलें, त्यानं आपल्या सर्व अपराधांची क्षमा केली; 
१४ आपल्याविरुद्ध असलेला जो विधींचा दत्तऐवंज आप- 
ल्याला प्रतिकूल होता तो त्यानें खोडला व व॑धस्तंभाला 
खिळून रद्द केला. १५ त्याने सत्ताधीझ्यांस व अधिकाऱ्यांस 
नांडून त्याजविरूदध - वधस्तंभावर : जयोत्सव करून त्यांचें 
उघेंडउघड प्रंदरीन केलें 


१६ तर मग  खाण्याविषयीं किंवा पिण्याविषयीं, 
तसेंच सण, अमावास्या - किंवा शब्बाथ ह्यांविषयीं 
कोणीं . ठुमचा न्यायनिवाडा करू नये; १७ ह्या 


बाबी भावी गोष्टींचे . प्रतिबिंबे. आहेत; शरीर तर 
ख्रिस्ताचे आहे. १८ आपण ज्या गोधडी पाहिल्या 
आहेत त्यांवर टेकून जो देहबुद्धीनें व्यर्थ फुगतो असा 
कोणी, नम्रता व. देवदूतांची सेवा यांच्या . योगाने तुम्ही 
आपल्या बक्षिसास मुकाल, असें तुम्हांस न फसवो; १९ 
तो मस्तकाला धरून राहत नाहीं; त्या मस्तकापासून सवे 
शरीराला संघि व बंधनें यांच्या योगें पुरवठा होऊन व तें 
हृढ जडले जाऊन त्याची ईश्वरी वृद्धि होते 
-२० तुम्ही जगाच्या प्राथमिक शिक्षणास त्त्रिस्ताबरोबर 
मेलां आहां तर जगाला जीवंत असल्यासारखे विघि कां 
मानितां ? २१, २२ ( उपभोगाने नष्ट होणाऱ्या वस्तु ) 
हातीं धरू नको, चाखूं नको, स्पश्च, नको, असे जे मनु- 
व्यांच्या आज्ञांचे व शिक्षणाचे विधि आहेत ते का 
मानितां £ २३ याला स्वेच्छासेवा, दीनभाव ब देहदंडन 
यांवरून ज्ञानाचें नांव आहे खरें, तरी देहस्वभावाच्या 
तृप्तीला प्रतिबेध करण्याची त्यांची योग्यता नाहीं. 
खिस्ताबरोबर पुनरुत्थित होण्याचे परिणाम 
१ यास्तव तुम्ही खिस्तावरोबर जर उठविले गेलां, 
8 तर ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे जेथें बसला आहे 
तेथल्या वरील गोष्टी मिळवावयाचा यत्न करा. २ 
वरील गोष्टींकडे मन लावा, पथ्वीवरील गोष्टींकडे लावूं 
नका. २ कारण तुम्ही मृत झालां आणि तुमचें जीवन 
लिस्ताबरोबर देवामध्यें ग्रप्त ठेविलेले आहे. उ आपलें 
जीवन जो ख्रिस्त तो प्रकट होईल तेव्हां तुम्हीहि त्याजं- 
बरोबर गोरवांत प्रकट व्हाल. 


५ तर एथ्वीवरील तुमचे अवयव जिवें मारा, म्हणजे ! 


जारकर्म, _अभंगळपणा, कामवासना, कुवासना व लोभ 
( ह्याला मूर्तिपूजा म्हणावें, ) यांस जिवे मारा; ६ त्यामुळें 
देवाचा कोष आज्ञाभंगाच्या पुत्रावर होतो. ७ तुम्ही पूर्वी 
त्या. वासल्ांतजगत होतां तेव्हां त्यामध्यें तुम्हीहि - वागत . 
होतां; ८ "परंतु आतां क्रोध, संताप, दुष्टपण, मुखाने निंदा 
व॒ शिवीगाळ करणें, हीं सर्वे, आपणांपासून दूर करा; :-& 
एकंमेक्रांबरोबंर लबाडी करू . नका; 'कारण* तुम्ही जुन्या 
मनुष्यास त्याच्या कृतीसुद्धां काढून - टॉाकिळे आहे; .१० 
आणि जो नंबा मनुष्य, त्यास अस्तित्वांत -आणिणाऱ्याच्या 
प्रतिरूपाप्रमार्णे पूर्ण ज्ञानांत नवा केला जात आहे, त्यांला 
अंगीं ल्यालां आहां; ११ यांत हेल्लेणी व यहूदी, सुंता व 
बेसुंता, बर्बर व स्कुथी, दास व स्वतंत्र हें नाही; 
ख्रिस्त सवे कांहीं, आणि सवात आहे र 

१२९ तुम्ही देवाचे पवित्र व प्रिय असे निवडलेले लोक 
आहां, म्हणून करुणायुक्त हृदय, ममता, नम्रभाव, 
लीनता, सहनशीलता हीं अंगीं ल्या; १२ एकमेकांचें सहन 
करा, आणि कोणाविरुद्ध कोणाचें गाऱ्हाणे असल्यास आप- 
सांत क्षमा करा; प्रभूने तुम्हांला क्षमा केली तसी तुम्हीहि 
करा; १४ पूर्णता करणारें बंधन अशी जी प्रीति तीं या 
सर्वांवर अंगीं ल्या. १५ ख्रिस्ताची शांति तुमच्या अंत:कर- 
णांत राज्य करो; तिजकारितां. तुम्हांला एकररींर असे 
पाचारण्यांत आळे आहे, आणि तुम्दी कृतज्ञ असा. १६ 
ख्रिस्ताचे वचन तुम्हांमध्यें सर्व ज्ञानाने भरपूर राहो; स्तोत्रं, 
गीतें व आध्यात्मिक स्तवनें यांनीं परस्परांस शिकवण द्या व 
बोध करा; आपल्या अंतःकरणांत देंवाला कृपेच्या प्रेरणेने 
गा; १७ आणि बोलणें किंवा करणें, जें कांहीं तुम्ही करितां, 
तें सवे प्रभु यशच्या नामाने करा; आणि त्याच्या द्वारें देव 
जो पिता त्याचें उपकारस्मरण करा. 

खिस्ती मचुष्याचं ग्रहजञीवन 
१८ बायकांनो, जसें प्रमूमध्यें उचित आहे त्याप्रमार्णे 
तुम्ही आपापल्या नवर्‍याच्या अधीन असा. १९ नवऱ्यांनो 

तुम्ही आपापल्या श्रायकोवर प्रीति. करा, व तिजबरोबर 
निष्टरतेनें वागू नका. .२० सुलांनो, तुम्ही सवे गोष्टींत 
आपल्या आईबापांची आज्ञा माना, हे प्रभूला आवडते 
आहे. २१ बापांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना न्विडवू नका, 


२३१ 


अ डेः२१-%थेस्सल. १५३ 


कलशस्तैकरांस पत्र--येस्सलनीकाकरांस पहिलें पत्र 





खिडवाल तर तीं खित्न होतील. २२ दासांनो,. तुंम्ही सर्व 
_ गोहॉंत* आपल्या त्र्यवहारांतल्या धम्यांच्या आहा माना, 
मनुष्यांस संतोषविणाऱ्या. नौकरांसारखें तोंढदेखल्या चाक- 
रीनें मका, तर.सालस मनानें. प्रभूची भीति बाळगून त्यांला 
माना; ::२३२ आणि जें कांहीं तुम्ही करितां ते: मनुष्यांसाठी 
म्हणून: नका. तर प्रभूसाठी म्हणून जिवेंभार्वे करा. :२४- प्रभू- 
पासून वतनरूप :प्रतिकळ तुः्ांस मिळेल हें तुम्हांस. माहीत 
आहे; प्रश क्षित्त . याची चाकरी करा. २५ अन्याय 
करणाऱ्यानेंःकेळेला झन्याय त्याजकडे परत. येईल; पक्षपात 
होणार नाही. . 
... १. धन्यांनो,. तुम्दांसहि स्वर्गात: घनी आहे हें 
लक्षांत बाळगून. तुम्ही आपल्या. दासांबरोबर न्यायाने 
वममतेनेंवागा. . . : 

२ प्रार्थनेत तत्पर असा १ तिच्यांत. हेशोपकारस्मरण 
करीत जागृत राहा; ३ आणखी आम्हांसाठीहि प्रार्थना करा, 
अशी कीं लिस्ताच्या ज्या गुजामुळें मी बंधनांतहि आहें तें 
सांगावयास * देवाने आम्हांसाठी वचनाचे “दार : उघडावे; 
४ यासाठीं कीं जसें सला बोलले पाहिजे तसें बोलून मीं. 
तें. गूज प्रकट करावें. ५ ब्राहेरच्या ' लोकांबरोबर सुज्ञतेनें 
वागा; संधि साधून ध्या. ६ तुमचें बोलणें सर्वदा कृपायुक्त, 
मिटाने झचकर केल्यासारखे असावें, म्दभजे प्रत्येकाला 
कसकसें:उत्तर द्यावयाचें हें तुम्ही समजावें 

जू नमस्कार व समाति 

» ७ प्रिय बंधु तुखिक, प्रभूमधीळ विश्वासू सेवक व 
माझा सोबतीचा दास, हा माझें कसे. काय चाललें आहे तें 
तुम्हांस कळवील; ८ त्याला मीं तुम्दांकडे यासाठींच पाठ- 


विलें की. आमचें वर्तमान तुम्हांस कळावें व. त्याने तुमच्या 
मनाचे समाधान करावें. ९ त्याजबरोबर विश्वासू व प्रिय 
बंधु अनेसिम, तुम्हांतला एक, यालाहि पाठविलें आहे; ते 
एथील. सवे मजकूर तुम्हांस कळबितील. , 

१० माझा सोबती बंदिवान अरिस्तारख -तुर्‍हांस सलाम 
सांगतो, आणि बर्णबाचा बंधु. मार्क हाहि सलाम सांगतो, 
( त्याजविषयीं. तुम्हांस आज्ञा . मिळाल्या. आहेत; तो 
तुम्दांकडे आल. तर त्याचा स्वीकार करा; ) 3१ युस्त 
नांवाचा येद्व. सलाम सांगतो; हे संतेचे. बंधु .आहेत; हे. 
मात्र देवाच्या राज्याकरितां माझे सहकारी आहेत व ते 
माझें सांत्वन असे झाले. १२ ख्रिस्त येचा दास एपफरासं 
जो तुमच्यांतलाच आहे. तो तुम्हांस सलाम सांगतो; तो 
आपल्या प्रार्थनांमध्यें सवदा तुम्हांसाठी जीद तोहून विनंति 
करीत आहे, कीं ईश्वरेच्छेनें प्राप्त झालेल्या सवे स्थितींत! 
तुम्ही परिपूर्ण व निर्श्रांत असें स्थिर राहावें. १२ त्याज- 
विषयीं मी साक्ष. देतों कीं तुम्हांसाठीं व जे लावदिकीयांत व' 
हेरापलींत आहेत त्यांच्यासाठी तो फार श्रम करीत आहे, 
१४ प्रिय वैद्य लूक व देमास हे तुम्हांस सलाम सांगतात. 
१५ लावदिकीयांतील बंधु, नुंफा व तिच्या घरीं जमणारी! 
मंडळी यांस सलाम सांगा. १६ हें पत्र तुमच्यांत वाचून 
दाखविल्यावर लावदिकीयांतील मंडळींतहि वाचण्यांत यावें; 
ब लावदिकीयास गेलेळें पत्र आणवून तुम्हींहि वाचावें अशी 
व्यवस्था करा. .१७-अखिंप्पाला सांगा कीं जी सेवा तुला! 
प्रभूमर्ध्ये मिळाली आहे ती पूर्ण करण्यास तिकडे लक्ष दे. 

१८ मीं पोटाने स्वहस्ते लिहिलेला सलाम. माझ्या 
बंघनांची आठवण ठेवा. तुम्दांवर कृपा असो. 


पोठाचें थेस्सटनीकाकरांस पहिलें पत्र 


. नमस्कार ब ईशोपकारस्मरण 
१ वेवपित्यांत व प्रसु येथ. लिस्तांत जी 
६ बेस्सलनीकाकरांची मंडळी तिला पौल, सिल्वान व 
तीमथ्य यांजकडून; तुम्दांस कृपा व शांति असो. 


२२३२ 





२ आम्ही आपल्या प्रार्थनांमध्यें तुमची आठवण करीत 
सवदा तुम्हां सर्वाविषयीं देवाचें उपकारस्मरण करितों, $ 
आपल्या देवपित्यासमोर तुमचें विश्वासाचे काम, प्रीतीचे 
श्रम, व आपल्या प्रभु येश. लिस्ताविषयींच्या आशेचा धीर 


थेस्सलनीकाकरांस पहिलें त्र 


अ० १११-२४१६ 





हच आम्ही: निरंतर स्मरण करितों. ४ देवाच्या प्रीतीं- 
तील बंघूंनो, . तुमची. :झाळेली. निवडणूक आम्हांस ठाऊक 
आहेच;* ५ कारण:आमची सुवार्ता केवळ शब्दानें नव्हे. 
कर -सामध्योनें, पवित्रि-आत्म्यानें च बहुत नि्धोरानें तुम्डांस 
कळविण्यांत आली; तसेंच तुम्हांकरितां आम्ही तुम्हांमध्यें 
कसे. होतो हे तुउद्दांस ठाऊक आहे. ६ तुम्ही फार -संकटांत 
भसतांनाउपबित्र आल्म्याच्या द्वारा मिळालेल्या आनंदानें 
वचन. स्वीकारून आमचे व प्रभूचे अनुकारी झालां; ७ 
अश्याने मासेदोनिया व अखया यांतील सर्वे बिश्वास ठेव- 
णारे यांस तुम्ही कित्ता झालां. ८ मासेदोनिया व अखया 
यांत तुम्हांपासून प्रभूचे वचन गाजत गेलें, इतर्केच केवळ 
नव्हे तर देवावरील तुमच्या विश्वासाचे वर्तमानहि सवेत्र 
पसरले. आहे; यामुळें त्याविषयी आम्हांस कांहीं 
सांगावयाचें अगत्य नाहीं. ९ कारण तुम्द्दामध्यें आमचें येणें 
कोणत्या प्रकारचें झालें; सदाजीवी व सत्य देवाची सेवा 
करण्यास, १० आणि त्यानें ज्याला मेलेल्यांतून उठविळें व 


भावी क्रोधापासून आपल्याला सोडबिणारा असा त्याचा 


पुत्र येश, याची स्वगोतून येण्याची वाट पाहण्यास, तुम्ही 
मूर्तीपासून देवाकडे कसे वळलां, हें ते स्वतः होऊन 
आम्हांविषयीं सांगतात. डे 

आपल्या मिशनरी कामाचे पौल समर्थन करतो 
रै १ खेधुजनहो, तुम्हांमध्यें आमचें येणें व्यर्थ झालें 

, _ नाही, हे तुम्हां स्वतःला माहीत आहेच. २ पूर्वी 
फिलिप्पेंत आम्हीं दुःख भोगून व दांडगाई सोसून 
तुम्दांस माहीतच आहे ) मोठ्या कष्टांत असतां 
दंवाची सुवात तुम्दांस. सांगण्याचे घैय॑ आपल्या देवाकडून 
आम्हांस मिळालें. ३ आमचा उपदेश भ्रांति अगर अभंगळं 
पण यांपासून उत्पन्न झाळेला नसून कपटाचा नव्हता; ४ 
- तर सुवातो सांगण्याचे काम आम्दांस सोपवून देणें देवाला 
पसंत वाटल्यावरून आम्दी ती सांगतो; आम्ही मनुष्यांस 
खुदा करण्यासारखे न बोलतां आमची “ अंतःकरणें पार- 
खणारा * देव हा खुद होईल असे बोलतो. ५ आम्ही 
आजेवाचें  माषण करितांना कधीं आढळलों नाही, हें 
तुम्हांस माहीत . आहे; तसेंच लोभाने कपटवेष धारण 
केलेले असे आम्ही कधीं आढळलों नाहीं, देव साक्षी 


आहे; ६ आम्ही लिस्ताचे प्रेषित असल्यामुळें जरी आमचे 
वजन पडढण्यासारखं होतें तरी मनुष्यांपासून म्हणजे : तुम्हां- 


'पासून किंवा दुसर्‍यांपासून गौरव मिळबिण्याची.. खटपट 


करितांना आम्दी आढळलों नाहीं; ७ तरु-आपल्या: मुला- 
बाळांचें डालनपालन करणार्‍या दाहेसांरखे. आम्ही... तुम्हां- 
मध्यें-सौम्यत्रत्ति होतों. ८ आम्हांस तुमचा कळवळा वाटत 
असल्याझुळें आम्ही तुम्हांला देवाच्या. सुवार्तेचें केवळ 
दान देण्यास नव्हे, तर तुम्हांवरील आमच्या अत्यंत 
प्रेमामुळें तुम्हांकरितां आपला जीवहि देण्यास राजी होतों. 


९ बंधूंनो, आमचे श्रम व कष्ट यांची आठवण... तुम्हांस 


आहे; 'तुम्हांतील कोणाला आमचा भार होऊं नये म्हणून 


' आम्हीं रात्रंदिवस धंदा करून तुम्हांस. देवाच्या . :सुवार्तेची 


घोषणा केली. १० तुम्हां विश्वास. ठेवणाऱ्यांत आम्ही 
पत्रित्रतेनें, धार्मिकतेनें व निर्दोषतेनें कसे होतों याविषयीं; 
तुम्ही साक्षी आहां, व देवहि आहे. ११ तुम्हांस ठाऊकच . 


' आहे कीं जसा बाप आपल्या मुलांस तसें आम्ही तुम्दांतील. 


प्रत्येकास. बोध करीत, धीर देत, व आग्रहपूर्वक विनंति 
करीत सांगत होतों की, १२ जो देव. आपल्या राज्यांत व 
गोरवांत तुम्हांस पाचारण करीत आहे. त्याला योग्य असें 
तुम्हीं वागावें. 

छळ 


१३ आम्हीहि देवाचें निरंतर उपकारस्मरण यामुळें 
करितों कीं तुम्ही आम्दांपासून ऐकलेळें देववचन स्वीकारिलें 
तें मनुष्यांचें म्हणून नव्हे, तर देवाचें असें स्वीकारिलें; 
आणि वास्तविक तें तसेंच आहे; तें तुःद्दां विश्वास ठेवणा- 
ऱ्यांत॑ कार्य करीत आहे. १४ बंधूनो, यहूदीयांतील: 
देवाच्या ज्या मंडळ्या ख्रिस्त येशमध्ये आहेत त्यांचे 
तुम्ही अनुकारी झालां, म्हणजे त्यांनीं यहूद्यांच्या हातून 
जीं दुःखें सोदिलीं तींच तुम्हीहि आप्रल्या देशबांधवांच्या 
हातून सोबिलीं; १५ त्या यहुद्यांनीं प्रभु येशला च संदें्॒या- 
लाहि जिवें मारिळें आणि आम्हांस. छळ करून बाहेर 
घालविले; देवाला जें प्रिय तें न करितां ते सवे मनुष्यांचे 
विरोधी झाले आहेत; १६ बिदेंश्ी लोकांचें तारण व्हावें 
म्हणून त्यांच्याबरोबर बोलण्याची ते. आम्हांस मनाई 
करितात, हें ह्यासाठी कीं त्यांनी आपल्या “ पापांचे माप ” 


२२३३ 


अ«०-२५१६-७८ 


थेस्सलनीकाकरांस पहिलें पश्न 





सर्वदा “भरीत: असावें '; त्यांजवरील कोधाची सीमा 
झली. आहे. 
पोलळाचं आपल्या वाचकाकडे लक्ष 


५७ बंघुजनहो, आम्ही हृदयाने मव्हें तंर देहरट्या 
तुम्ल्ंपासून थोडका वेळ वेगळे झाल्यानें ऑम्हांस विरह- 
इुःखं होऊन तुमचें तोंड पाहावयास आम्हीं फार उत्कंठेने 
-. विशेष प्रयेत्न केला; १८ या उक्कंठेमुळें आम्ही. तुम्हांकडे 
येण्याचा बेत केला; मी पौलाने एकदा नाहीं. तर दोनदा 
केला; परंतु सेतानानें आम्हांस अडविले. .३९५ आमची 
 मदा,. ऑमेचा: आनंद) आमचा. अभिमानाचा मुगूंट काय 
आहे. २१ आपला प्रभु येशः याच्या ऑगमनसमयीं त्याच्या 
समोर तुम्हीच आहां ना!£९० कारण: तुम्ही आमचें गोरब 
वः्आमेचा आंनंदः-आहां र 

तीमेथ्याकडें सोंपलेली 'कापगिरी 
._._ १ आआमच्यान' आणखी दम घरवेना; तेव्हां 
झे आम्ही अंथेनेतच एकटे -मांगे राहावे, हें ओम्होस 


तीमंथ्य.- लिंस्ताच्या सुवातेत देवाचा सेवक, याला यासाठीं 
पाठेविटें- कॉ'"त्यानें तुम्हांस. स्थिरं 'कंरावें, आणि तुमच्या 
बिश्वासाच्या वृद्धीसाठी ओघ. करावा; ३ तो असा कों 
या संकटांत कोणीं घाबरूं नये; कारण आपण यासाठींच 
नेमलेले आहों; हॅ तुम्ही . स्वतः. जाणून आहां. ४ 
कारण' भाम्ही तुम्हांजवळ होतों तेव्हां आम्हीं तुम्हांस 
सांगून ठेविलें की आपणांस. संकटे भोमक्‍्याचीं. आहेत; 
त्याप्रमाणे घडलाहि, हें. तुम्हांला कळलें आहे. ५ यासुळें 
मलोाहि आणखी दम धरवेना, म्हणून मीं तुमच्या विश्वासा- 
संबंधार्ने : विचारपूस . करण्यास पाठविले; कोण जाणे, 
अँलविणाऱ्याने तुम्हांस -भूळ घातल्याने आमचे श्रम 
समर्थ झोळे -असतोळ.. ६'आतां. तीमभ्याने तुम्हांपासून 
आम्दांकडे येऊन; तुभचा किघास म प्रीति त्यांबिषयीं, आणि 
असेः आम्ही" तुम्हांस-- भेटाक्यास :उत्कंठित आहो. तसे 
तुम्हीडि “आम्डांस भेटावयास उत्कंठित असून आमची 
बेंहृमीं चागली आंठवण-.- करितां, याविषयीचे सुवर्तमान 
आआदांस  कंळबिलें;” ७ यासुळे- बंधूंनो, आम्हांला आपल्या 
सर्व अडचणींत व. सॅकटांत सुमच्या. विश्वासावरून 'तुम्दां- 


विषयीं समाधान मिळालें; .< कारण जर तुम्ही प्रभमध्यें 
स्थिर आहां तर आमच्या ठायी जीव आहे. ९ आम्ही 
आपल्या. देवासमोर तुम्हांमुळें “ज्या. सवे आनंदाने 
आनंदित आहों त्याबद्दह  आमच्यानें . तुमेच्यासंबंधानें 
देवाचें किती. उपकारस्मरण करवेल! . १० आम्ही रात्रे- 
दिवसः: अतिशय - प्रार्थना करितो कीं आम्ही तुमचें तोंड 
पाहावें आणि लुमच्या विश्वासांतील न्यूनता पूर्ण करावी. 
११'आतां देव, आपला. पिता हा, व आपला प्रभु येशू 
हा, स्वतः आमचें तुम्हांकडे येणें निर्बिध्न करो; १२ आणि 
जशी - ,आमचो' -. प्रोति  तुम्हांवव आहे, . तशी 
प्रच सुंमची प्रीतिः एकमेकांवर व संबावर वाढवून विपुल 
करो; १३-यासाठीं कीं आपला. प्रभु येश. आपल्या सर्च 
पवित्र जनांसहित. येईल त्या वेळेस. तुमचीं अंतःकरणे देव 


आपंल्मे-पिता याच्यासमोर. पवित्रतेंत निदोंष होण्यास त्यानें 
.तीं स्थिर करावीं. 

(आमेन. ] 
बरे - वोटटें; २ 'औआणि आम्हीं, खपले बंधु!) : 


व्यावहारिक सदुपंदेश 
१ श्बंधुजनहो, शेवटीं आम्ही. तुम्हांस बिनंति 
९ कारेतों व प्रभु येशमध्यें बोध करितों कीं तुम्हीं कसे 
चाळून देवाला संतोषवावे हं तुम्ही आम्हांपांसून 
ऐकून घेतलें व त्याप्रमाणे चालत आहां, त्यांत तुमची उत्त- 


' रोत्तर वृद्धि व्हावी. २ प्रभु येशूच्या वतीने कोणकोणत्या 


आज्ञा आम्ही तुम्हांस दिल्या त्या तुम्हांस ठाऊक आहेत. 
३ देवाची इच्छा ही आहे कों तुमचे. पवित्रीकरण व्हावें. 


| तुम्हीं जारकर्मापासून स्वतःस दूर राखावे; ४, ५ .' देवाला 


नं ओळखणाऱ्या? विदेशी लोकांप्रमाणे कामवासनेने नव्हे, 
तर 'पंवित्रतेनें व अनूर्ने तुम्हांतील प्रत्येकार्ने आंपळें पात्र 
कसें: राखावे तें. समजून ध्यावे. ६ कोणीं या गोष्टीचें 
उल्लेबन करून आपल्या बंधूला फसवू नये; कारण प्रभु 
ह्या सवे गोष्टींचा सूड घेणारा आहे, हें आम्हीं तुम्हांस 
अगाऊ सांगितलें होतें व साक्ष पटविली होती; ७ देवाने: 
आपल्याला अझुद्धपणासाठीं .पाचारण केलें. नाहीं, तर 


पवित्रतेसाठीं पाारिळें आहे. ८ तर ह्याचा अव्हेर. कर 





१ अथवा £ आपणासाठी बायको करण्याचें समजून 
घ्यावें. 


ऱ्ऱ्ड 


चेस्तठनीकाकरांसःपहिटे पत्र... . - .:अ० ७८-१५४२३ 


शारा तो मनुष्याचा नव्हे, तर तुम्हांस * आपला पवित्र | अकस्मात नीश येतो; आणि ते. निभावणारच नाहींत. ४ 
आत्मा देणारा! देव ह्याचा अव्हेर करितो, असें होते: - | बंधुजमहो, त्या दिवसाने चौरासारिखें तुम्हांस गांठावें असें 
९ बंधुप्रीतीविषयीं . आम्हीं तुम्हांस लिहावे यावी | तुम्ही अंघारांत नाहीं. ५ कारण तुम्ही सवे प्रकाशाचे पुत्र 
तुम्हांस गरज नोही; कारेण' एकमेकांवर प्रीति करावी, असें । व दिवसाचे पुत्र आहां; आपण रात्रीचे व अंधाराचे नाहीं; 
तुम्हांला देवार्नेच दिकतिळें आहे; १० आणि सगळ्या मासे- | ६ यावरून आपण  इतरांसारिखी झोप घेऊं नंके, सर" भागे 
दोनियांतील सवे बंधुवर्गावर तुम्ही ती करीतच आहां. | व सावध राहावें. ७ झोप घेणारे रात्रीं झोप घेतात, आणि 
तरी बंधूनो,- आम्ही तुम्हांस बोध करितों कीं ती उत्तरोत्तर | झिंगणारे रात्रीचे झिंगतात; ८ परंतु जे आपण दिवसाचे 
अधिक करावी... ११, ई२;बाहेरळ्य़ा लोकांढरेबर. सम्यतेनें... आह. त्या. आप्रपू. सादध.. असर्वे, मिश्रवास--व मीति हें 
वागावें; भ्ाणिःतुम्हांस कक्षाची गरज पह. नये. म्हणून, | उरल्हाण अ तारणाची भाझा हे. जित्क्लॉण | फोलावें; ९ 
आम्हीं तुम्हांस आज्ञा केल्याप्रमोर्ण स्वस्थ राहणे, आपापला | कारण आपल्यावर क्रोध होण्यासाठीं नव्हे, तर आपला 
कारभार करणें, आणि आपल्या हातांनीं काम करणें; यांची । प्रभु येश[ ख्रिस्त याच्या द्वारें आपलें तारण व्हावें ह्यासाठी 
होस तुम्हांस. असावी... . - देवानें आपल्याला. नेमिळे.अमहे;: १०.तो-.आपणांसाठी 
स्तांची -स्थिति.... . मरण: पावळा, यासाठीं, की; तद... जरे ;असलों किंवा 
'.. १३ -अंधुजनह्यो, महानिद्रा पावलेल्या जनांविषयीं तुम्हीं निजळेले. श्वसरलो: तरी आयण: त्याजवरोबर जीवंत .असारवें; 
अजाण. नसावें. अशी आमची इच्छा आहे, यासाठी कॉ । ११ यस्तरब्र तुम्दी: एक्रमेकांस : बोध, करा, ब॒ एकमेकांची 
जब क रा बाकीच्या लोकांसरिखा तुम्हीं | वृद्धि करा; असें तुम्ही -कसतत्त. आहुं.. । 
। 9४ येळू..मरण. पावला..व उठ॒ळा, असा संमोति. . 
जर: आपला, विश्वास आहे. तर त्याप्रमाणें . येशच्याद्वारे जे. ! निरनिराळे सद्वोंच वे.समोति. 
महानिद्रा प्रावडे. आहेत त्य़ांस देव. त्याजबरोबर आणील. । :.<4२.: बंघुूजनहो,!:आम्दी- तुम्दांस. विनंति करितो. कॉ. 
१५५ - प्रभूच्या वचनाचरून आम्ही हें. तुम्हांस सांग्रतो..को. ! तुम्दांमध्यें. जे.अम करितात, 'प्रभूमध्यें. तुम्धांवर. असतात व. 
प्रभूचे. येणें. होईपर्यंत जे. आपण जीवंत. असे बहू त्या | तुम्हांस, ब्र, करितात. त्यांचा. तुम्ही मान करावा; . १३ 
आपणांस महानिद्रा.. पावलेल्यांच्या आघाडीस जाववणार । आणि त्यांच्या कामासुळें त्यांस प्रेसाजे अत्मंत. मान दाबा. 
नाहीं. १६ कारण, प्रभु स्वतः . आद्यदिव्यदूताची वाणी-व. |: तुम्ही आपसांत .. शांत. असा... १४... बंधूंनो, आदी 
देवाच्य तुतारील्वा, आध्ाःवनि. शेव. असतां स्वगांतूऩ उत- । तुम्हांस .बोध . करितो... की . अल्यबस्थित लोकांस. ताकीद 
रेल; आणि लिस्तामर्यें ज्ञे मेेळे-.आहेत ते पहिल्यानें द्या, जे अल्यध्तीराचे आहेत. त्यांस - धीर द्या, अश्वक्तांस 
उठदीड;. १७. मग . जीवंत. उरलेले : आपण . त्यांजबरोबर | आधार द्या, सर्वांबरोबर. सहनकीलतेनें.. वागा. . १५. कोणीं 
अभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे: अंतराळांत:घेतळे | कोणाचें वाहूटाबद्दल वाईट ..करूं नये म्हणून जपा, आणि 
जाळं, आणि तसेंत्न सर्वदा प्रभजवळ राहूं. १८ यास्तव या । सवेदा एकुंमेकांचें. व. सर्वाचें ..चांगळें करीत .असा.. १६ 
वचनांनीं एकसेकांचें समाधान करा. - सवेदा. आनंदित असा; १७ निरंतर प्रार्थना करा; १८ सवे 
प्रभूने आसमन-व जाग्रतीची आवड्यकता | स्थितीत उप्कारस्मरषन, करा; कारण तुम्दांविषयीं ख्रिस्त 
% बंधूंनो, काळ व प्रसंग यांविषयी तुम्हांस कांहीं | येशमध्यें देवाची इच्छा. हीच आहे. .१९ आत्म्याला विझवूं 
९९ लिहिण्याची गरज - नाहीं. २ कारण. ठुः्हांला. स्वतः | नका; २०. संदेशांचा चिक्कार करं नका; २१ खे गोष्टींची 
पूमेपणे माहीत आहे. की जसा रात्रीं बोर, तस्प । पारख. करा; चांगलें. ते. -बळकर धरा;..२२- वाहेयच्या 
प्रभूचा दिवस येतो. ३. शांति आहे, निभेय आहे, अर्सें टे. । प्रत्येक प्रकारापासून दूर-राहा.:. . .. 
म्हणतात तेव्हां गरोदर . क्लीच्या वेदनांप्रमाणें त्यांजवर | :. २३२ शांतीचा. देव 'स््वत्तः तुम्हांस परिपुर्णपणें पवित्र 
२३५ 








अ ५४२३--२ थेस्सल. २४४ थेस्सठनीकाकरांस पहिलें पत्र-थेस्सळनीकाकरांस दुसरें पत्र 


करो; आणि: आपला प्रभु येश्व लिस्त याच्या 'आगमनसमयीं 


२६ पवित्र चुंबनाने सवे बंधुवगोस सलाम करा. २७ 


तुमचा आत्मा, जीव व. शरीर हीं निर्दोष अशीं यथासांग । मी तुम्हांस प्रभूची शपथ. घाळून सांग्तो.कीं हें पत्र सर्व 
राखली आवोत. :२४ तुम्हांस पाचारण. करणारा विश्वासू | बंधूंना वाचून दाखवावे. 


३५. बंधूंनो, आम्हांसाठीं प्राथना करा. 


२८. आपला प्रभु येश. क्निस्त याची हृपा तुम्हांबरोबर 
असो. 





पोलाचें थेस्सटनीकाकरांस दुसरें पत्र 


तीम बाबखेन* २ ेबिता व म्य वेध. शिल 


। 


। - ह 
ड धर ् 


111.) 
1 


शक 


सर्वांच्या ठायीं ' आश्चयेपात्र होण्याकरितां येईल, ' ( कारण 
आम्हीं दिलेल्या साक्षीवर तुम्हीं विश्वास ठेविला आहे, ) 


तेव्हा ते “ प्रभूच्या समोरून व त्याच्या सामर्थ्याच्या 


गौरवापासून दूर होऊन युगानुयुगाचा नाश हा दंड 
त्यांना मिळेल. ११ याकरिता आम्ही तुम्हांसाठी संवेदा 
अशी प्रार्थना करितों कीं आपल्या देवाने तुम्हांस 
झालेल्या ह्या पाचारणाला योग्य असें. मानावे : आगि 


'चांगुलपणाविषयींचा तुमचा सवे मनौदय व विश्वा- 
आहे; '४ । साचें कार्य सॉमध्योने पूर्ण करावें; १२ - यासाठीं 
भोगीत. | कौँ आपला देव व प्रसु येश्व क्रिस्त यांच्या कृपेने 


छा प्रभु येक्य_ “याच्या नामाला तुम्दांमध्यें, ) व तुमाला 
€ ह्याच्या ठायी, गौरव मिळावे. ? र 


शुकीच्या कल्पना 
१. अंधुजनहो, आपल्या प्रभु येश. लिस्तावें 
आगमन व त्याच्याजवळ आपलें एकत्र होणें यां- 
संबंधाने आम्ही तुम्हांस अश्ली विनंति करतों की, 
२ तुम्दी एकाएकीं दचकून कित्तस्थैर्य सोई नका व 


० येकडनदेभकच 





उदणून 'म्हणतात : त्यॉः सर्वांपेक्षा स्वतःला. उंच" करण्येरा, । मनाचे सीत्वन करो, “आणि प्रत्येक चौंगल्याः करण्यात व 
अणने मी देवे अहिं; अते स्वतःचे प्रदर्शन * करीत । .बोलष्यॉतःचुम्हांस:स्थिर करो: 


देवाव्या'भंदिरांत बॅसंगारी.असा. आहे, ५ मी.तुम्हांजवळ 
हे :न्जुव्हांत.. सांगितळें याची. - तुम्हांस 


आठवण नाहीं काय ६ ६ त्याने स्वसमर्यींच प्रकट : 


म्हारवे, अन्य*- वेळी. होऊं नये, म्हणून जें प्रतिबंधक 
आहे... तें. तुद्धांस. .ठाऊक -.आंहि... ७ अधमोचें 


गूज आतांच आपळे” कामे. चोळवींत आहे, आणि जो! तस २: हुक क 


आतां प्रतिबंध करीत आहे. तो दूर्‌ होईपर्यत भात्र तें 


तसेंच आपलें काये चालवीत जाईल; ८ आणि मर्गे'तो. 
अधर्मी * पुरुष प्रकट होईल, त्याला प्रभु येह, “आपल्या | 


मुखांतीठ श्वासाने. मारून टाकील, आणि आपण येतांच 
स्वदर्शनानेंच त्याला नाहींसें करील; - ९, १० ज्यांचा नाश 
होणार त्यांनी आपलें तारण साघावें म्हणून सत्याची 
आवड धरिली नाहीं; त्यांच्यासाठी सैतानाच्या : कृतीप्रमाणें 
सर्वे प्रकारचीं खोटी महत्कृत्यें, चिन्हे, अद्भुतें आणि सर्वे 
प्रकारचें अनीतिजनक कपट: यांनीं युक्त असें..त्याचें येणें 
होहल.: .११ त्यांनी असत्यावर विश्वास. ठेवावा. एवदर्थ 
देव. त्यांच्या ठायी. भ्रांतीचें काये चालेल असें करितो; १२ 
ज्यांनीं सत्यावर विश्वास ठेविला. ताही, तर अनीतींत 
संतोष मानिला . त्या. स्वीस देढाह्ा व्हावी म्हणून 
असें होहेल. 
आणखी इशोपकारस्मरण व प्रार्थना 

१२ बंधुजनहो, “ प्रभूच्या प्रियजनांनो, ” तुम्हांविषयीं 
आम्हांला देवाचें उपकारस्मरण नेहमीं केळें पाहिजे; कारण 
आध्यात्मिकरीत्या झाळेल्या पवित्रीकरणांत व : सत्याबरच्या 
विश्वासांत देवाने तुम्हांस प्रारंभापासून . तारणासाठीं 
निवडिळें आहे; १४ त्यांत त्यानें तुम्हांस आमच्या 
सुवा्तेच्या द्वारें आपल्या प्रभु येशव. लिस्ताचें गौरव प्राप्त 
करून घेण्यासाठीं पाचारण केलें आहे. १५ तर मग 
बंधूंनो, त्यिरु राहा; आणि तोंडी किंवा आमच्या पत्रद्वारें 
जे विधि तुम्हांस शिकविळे ते बळकट घरून राहा.  . 

१६ आपला: प्रभु येव. लिस्त हा, आणि ज्यानें 
आपल्याषर. प्रीति करून : युगानुयुगाचें सांत्वन ब. चांगठी 
आशा कृपेनें दिळीःतो देव “आपला पितो, .१% घुमच्या 


दोवटचा सद्वोध. व समाधि 
१ बंघुजनहोे, आतां इतकेंच सांगणें आहे..की. 
-३ आम्हांसाठीं प्रार्थना करा; यासाठी कीं प्रभच्या 
त्वरेने: पंगति व्हावी; जसें तुम्हांमध्यें 
व्हावे. . २ आणि 
व दुष्ट मनुष्यांपासून सावे 





कहि त्याचें गौरव 
आम्हीं. वावग्या 


"कारणं सर्वाच्या ठायीं विश्वास आहे असें नाहीं. २ प्रभु 


विश्वासू. द्दे, . तो . तुम्हांस स्थिर- करील, ब. दुं्टापासून 
राखील. :: तुन्हा नेषयीं प्रभूमध्यें आमचा असा भरवसा 
आहे कीं आम्ही. तुम्हांस जें सांगतों ते. तुम्ही करितां व 
पुढेंहि कराळ. ५ प्रभूने तुमची मने देवावरच्य़ा प्रीतीत 
ब्र ख्रिस्ताच्या .सहनर्तेत मार्गी लावावी. ह 
६ बंघुजनहो, आम्ही आपल्या प्रभु येश. 'ल्ित्ताच्या 
नामातें तुम्हांस. शाहा. करितो कीं. ,अव्यवस्थितपर्णे वाग: 
णात्या व .आम्हांपासून मिळवून. ज्नेतळेल्या विधींप्रमाणें न 
प्यालणाऱ्या प्रत्येक बंधूपासूस तुम्दी.दूर व्हावे. ७ आमचें 
अनुकरण कोणत्या. रीतीनें. केळे पाहिजे हें तुम्हां स्वतःला 
यंऊक आहे; आम्ही तुम्दांभध्यें अव्मवस्थितपणे वागलो 
नाहीं; ८ आणि आम्हीं: कोणाचें अन्न फुकट खाले नाही; 
तुम्हांतील कोणावर भार.” चाळं मंये : स्हणून आम्ही श्रभानें 
व॑ कष्टाने रात्रंदिवस काम केटें. » 'आम्हांस. भभिकार नाहीं 
असें माझें. म्हणणें नाहीं, तरं आमचें अनुकरण करण्यास 
आम्हीं आमचा किता तुम्हांस दयावा म्हणून असें केलें. 
१० आम्ही तुम्दांजवळ होतों तेव्हाहि, कोणाळा :काम 
करण्याची. इच्छा नसली तर त्याने. खाऊंहि नग्ने, अक्षी 
तुम्हांस आहा केली. ११ तरी तुमच्यामध्ये कित्येक 
अव्यवस्थितपणानें वागणारे; कांहीएक काम न करणारे. व 
ळडबुष्ये आहेत, असें. ऐकती. १२ अझा-लोकांना आम्ही 
प्रमु. येश्व. लिस्ताच्या नामार्ने आहा व-बोध करितो कीं 
त्यांनी. स्वस्थपणे काम करून आपलेच अन खावे. १३ 
तुम्डी तर बंधूंनो, सुकृति करण्यांत थकू मका. १४ या 
पत्रांतीळ आमचें वचन जर कोणीः मानीत नसला तर स्या 


२३9७ 


अ ३:१४-१ लीमध्य. १४२० थेस्सलनीकाकराख. दुसरे प्रज-तीमध्याठा पहिलें पत्र 
मनुष्याळा पाहून ठेवा आणि त्याछा लाज वाटावी म्हणून | शांति देवो. प्रभु तुम्हां सर्वावरोबर असो. 


स्माची सोबत घरूं नका, १५ तरी त्याला सन्रप्रमालेःसमजू 
नका. तर त्याला बंधप्रमाणें बोध करा. 


१७ मी पोलारने--स्वहस्ते.लिहिळेला सलाम; ही प्रत्येक 
पत्रांत श्वूण आहे, हें माझे अक्षर आहे. १८:आपला प्रभु 


१६ शांतीचा भु. हो. सवेकाळं सवे 'प्रकारें तुम्दांस | येश्य. लिस्त याची कृपा तुझा सर्वांबरोबर असो. 


पोठाचें तीमथ्याला पहिलें पत्र 


नमस्कार व खोट्या शिक्षणासेबंघाने इशारा 
'"“ 4 देव आपला तारणारा व लिस्त: येर्‌ आपली 
आशा यांच्या आहेनें लिस्त येचा प्रेषित पौळ योज 
कन: माझा खरा विश्वासपुत्र तीमध्य- यालां २ देब- 


पिता व ख्रिस्त येशू आंपला प्रभु यांजपार्सून कर्पा, दया व. 


शांति असो 

२ मी मॉसेदोनियांस जातीन तुला इफिसात्तराहावयाची 
विनंति केली; त्या वेळीं, तू: कित्येक कांना: ताकीद 
द्यावी की, अन्य शिक्षण देऊं नेंका, ४ आणि जी.'ईधरी 
व्यवस्था 'विश्वासाच्या द्र आहे. तिच्या “उपयोगी. न 
पंढणाऱ्या;,भण वाद माते उत्पन्न करणाऱ्या कहाण्यांकडे 
अ. अनंत वंशाबळ्यांकडे रक्ष: देऊं नका अर्से मीं तुला 
'सांगितठे होते, तें आताहि सांगतों. ५ झुद्ध अंतःकरणांतील 
्रॉगेल्या. विनेकमाबनांतील व निष्कपट विश्वासांतीठ फ्रेति 
असणें.हा आहेचा हेतुःभहे; ६ यांस सोहून कितीएक 
लोक व्यर्थ 'बोलण्याकडे वेळळे आहेत; ७ ते नियम- 
'झात्लाचे दिक्षक होऊं पाहतात, परंतु ले काय बोलतात 
तें व ज्याविषयी ते खातरीनें सांगतात ते :त्यांस समजत 
नाहीं: ८ नियमदाक्लाचा जर कोणी यथार्थ उपयोग करील 
तर तें चांगळें आहे; हें आपल्याला कळतें; ९ तोहि हें 
. -सभजतो कीं नियमक्ाज्ञ घार्मिकासाठी केलेलें नाहीं, तर 
अधर्मी. व भनिवार,< भक्तिहीन व "पापी, अपवित्र व 
अमंगळ, बापाला ठारं मारणारे व आहेल्ञ ठार मारणारे, 
अनुष्मद्त्या करणारे, १० जारकर्मी, पुमैयुनी, सुलामांचा 
: उब्यापार करणारे. .लनाड; लोटी शपथ वाहणारे यांजसाठी 


आणि जें कांही सुशिक्षणाविरुदधू' आहे. 'त्याजसाठी केलेळें 

आहे; ११' धन्येंबादित देवाच्या गौरवाची जी सुवार्ता 

मला सोपलेलीं आहे तिला हें अनुसरून आहे. 
देवळपेबद्दल पौलाने दाखविलेली कतक्षता 

१२ ज्यानें मला शक्ति दिली त्या आपल्या प्रभु लिस्ते 
येश्वचें मी आभार मानितों; १३- कारण मी जो पूर्वी 
निंदक, छळ करणारा व उपद्रव देणारा होतों त्या मत्त 
त्यानें विश्वासू. मानून'- आपल्या. सेवेकरिता ठेविलें; मीं 
असा होतों तरी अविश्वासामुळें _न समजून. तें केळे, 
म्हणून मजवर दया झाली; १४ ख्रिस्त येश्यमधील विश्वास 
व प्रीति यांसह आपल्या प्रभूची कृपा विपुल झाली. 
१५ ल्लिस्त येद्यू पापी जनांना तारावयास जगांत भाला, 
हें वचन किश्वंसनीय व सवेथा स्वीकारॉबयांस योग्य आहे; 
त्या पार्पीं लोकांपैकी मी मुख्य आहें. १६ तरी जे युगानु- 
युगाच्या. जीवनासाठी त्याजवर विश्वास ठेवणार, त्यांस 
उदाहरण व्हावें म्हणून येथ. लिस्ताने, मी जो मुख्य त्या 
मजविषयीं आपली सर्वे सहनज्तीलता दाखवावी एतदर्थ, 
मजवर दया झाली. १७ जो सनातन राजा, अविनाशी, 
अदंश्य, असा एकच देव, त्याला सन्मान व गोरव युगानु- 
युग असो. आमेन. 

१८ माझ्या पुत्रा तीमथ्या, तुजबिषयीं पूर्वीच झालेल्या 
संदेश्याप्रमाणे ही आज्ञा मी तुला सांगून ठेवितो कीं तूं 
त्यांच्या द्वारेच खुयुद्ध कर; १९ बिश्वास व चांगला बिवेक- 
भाव घर; कित्येकांनी हा झुगारून दिल्यामुळें त्यांचें 


) व्रिथवासरूपी तारू फुटले; २० त्यांत हुमनाय: व आलिकसांद्र 
२२८ 


तीमथ्याला पहिटे यत 


अ०:११२०-३४१२६ 





हे: आहेत; त्यांसाः्मीं: सैतानाच्या. त्वाधीन केलें आहे. 
यासाठी :कीं “त्यांनीं निंदा”: करण्याचें सोडून . देण्यास 
शिकानें. 
प सार्यजनिक 309० २० उपॉसनेबाबत क र $ सूचना 
$. तर सर्वात प्रथम. हा बोध मी करितों कीं सर्व 

4 मनुष्यांसाठी विनंत्या, प्रार्थना, रदबदल्या . व. इशोप. 

कारस्मरण :करावें; २ राजाकरितां. व सव्रे. वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांकरितां;करावें. यासाठी कीं आपण सवे सुभक्तीनें 
ब गंभीरपणानें शांतीचे व स्वस्थपणाचें असें आयुष्यक्रमण 
करावे. ३ हें आपला तारणारा देब याच्या रटीनें. चांगळें 
ब॒ स्वीकारावयास, योग्य आहे. ५. त्याची इच्छा आहे कीं 
सर्वे - मनुष्यांचं तारण व्हावें व त्यांनीं. सत्याच्या पूर्ण 
शानास पोहचावे... ५ कारण एकच देव आहे, आणि देव 
ब. मनुष्ये. यांमधी स्रिस्त:येश््‌. हा मनुष्य एककेच मध्र्यस्थ 
आहे.; & त्याने सर्वासाठी; मुक्तीचे. मोल. म्हणून: 'स्वत:दया 
दिलें ह्याचीः साक्ष यथाकाळीं देणे. आहे; :» या 'साक्षीसाठी 
मला . घोषणा करणारा. व प्रेषित, (.मी. सत्य़. बोलतो, 
लबाडी करीत नाहीं, )-'विश्वास व सत्य ह्यासंबंधी विदेशी 
लोकांचा शिक्षक. असें नेमिले. : 
- ट..माझी इच्छा अशी आहे. कीं प्रत्येक : ठिकाणी 
पुरुषांनी राग व विवाद ह्यांचा स्पर्श होऊं न. देतां पवित्र 
हत्त उ्थ करून प्रार्थना कराती. ९ तक्षीचं माझी इच्छा 
आहे कीं ज्रिग्ांनीं स्वतःस साजेल अज्ञा. वेषार्ने:आपणांस 
मिडस्तपणार्ने. व मयोदेनें शोभवाचें; केस -गुंफर्णेः आणि 
सोर्ने, मोत्यें व मोल्वान. 'वर्रे यांनीं नव्हे, १८. 
तत्कर्मांनी झोभवाबें; ( देवमक्ति स्वीकारलेल्या स्रियांस हें 
शोभते). ११ -त्रीने पूर्ण अधीनतेने स्वस्थतेंत शिकावे. 


१२. खीला: शिकविण्याची: आणि पुरुषावर धनीपण । 


बालविण्याची परवानगी मी देत नाहीं; तिनें स्वस्थ राहावें. 
१३. कारणं प्रथम आदाम घडला, नंतर हव्या. १४ आदास 
मुळबला गेला नाहीं; क्री भुदधन अपराधांत सांपढळी:. १५ 
तथापि ..तीं मयोदेने' क्रिद्वास; आति. द पवित्रता ज्यांत 

सुलांना. अन्सःटदेण्यांच्या बोगें “तिचें तारण 
रोड. 





खिस्ती मंडळीचे 
१ कोणी अध्यक्ष होण्यास पाहतों*तर तो चांगल्या 
शै अमाजी इच्छा धरितो, हें कवन विश्वसनीय आहे. 
२ अध्यक्ष अदृष्य, एका-त्रीचा पति, नेमस्त, स्वस्थ 
चित्त; बिष्ट” अंतिथिप्रिय, साधषिक्षक असा असावा. ३ लँ. 
मद्यपी व"मारक! नसावा; तर:सौम्य, भांडण न. करणारा, 
द्रव्यंलॉश्र:न घरणारा, ४ आपल्या रची व्यवस्था चांगली' 
ठेवणांसा,-आंपल्या' मुलांबाळांना भीडमर्यादेरचे. वळण: लावून 
स्वॉधीने' ठेवणारा असा असावा; ५: ज्याला आपल्या घरची. 
व्यवस्था चांगेंली ठेवतां येत नाही, तों देवाच्या मंडळीची 
संभाळ कसां करील १ ६ त्यार्ने. मदांध होऊन सेंतानांच्या 
दंडांतं पडूं नंये म्हणून तो नवदिकां नंसांवा.. ७. त्याची 
निंदा होऊं :नयें ब. त्यानें सैतानाच्या पाशांत साप नये 
म्हणून त्याने बाहेरल्या 'लोकांपासुनहि, चांगलें. नांव मिळ 
विळेळें. असावें. ८ तसेंच सेवकेहि गंभीर असावे; दुबोल्ये 
मद्यपानांसक्त व पैसा खाणारे नसावे; ९ विश्वासाचे .गूज 
शुद्ध, विवेकाने राखणारे असावे. १५. त्यांचीहि पूर्वी 
परीक्षा व्हावी; आणि - अदृष्य,-ठरल्यास, त्यांनी सेबकपण 
करावें..११.तसेंच,' ल्रिया गंभीर असाव्या, चहाढ नहान्या. 
नेमस्त::तः सर्व<योष्टींबिषयीं -विश्वासू असान्या. १२९. सेवक 
दुका अीत्रा 'पति असावा; ते आपल्या मुलांबाळांची व 
घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारे असाबे.._. १३ कारण 
ज्यांनीं -सेवकपण चांगळें चालविठें ते, आपणांस चांगली 
योग्यता: आणि : खिस्त येश्ववरील : विश्वासांत फार .पैये. 
मिळवितात. 
१४ तुजकडे ठवकरच येण्याची आझ्या धरून हे तुला 


. लिहिलें; १५. तरी पथःमला उज्ञीर. कागत्यास ज्या सदा. 
! जीवी: देवाची मंडळी, सत्याचा स्तंभ व पाया अश्ली आहे, 


त्या देवाच्या थरांत कर्से वर्तले पाहिजे, हें तुला समजावें 
१६ सुभक्तीचें गूज निर्बिवाद मोठें आहे.  : . .. 
- त्याची राष्ट्रात घोषणा झाली, < 

१ मुळांत: एपित्कोप. २ मुळांत: द्याकोन: 





२३९ 


अर विश ६टललीड 


ब्रीमथ्याला पहिळे पत्र 





जयांत स्वाजवरं विश्वास: ठेवणांत्र' आला. 
तोःगौरषांत -नरःबेंतल्म गेला. । 
खोटें शिस्विण-देणाऱ्यांशी कधी वागणूक करावी 
-_ : १ ःञत्माःस्पठ- म्हणतो कीं सुढील काळीं:विश्वासा. 
छि पासून किवीएक-लोक अष्ट होतील, लबाड बोलणाऱ्या 
-- मसुष्यांच्या *ढोंगाकें. ते, फुसळाविणाऱ्या.-आरत्म्यांच्या 


यांत गढून जा..१६ आपण्राकडें व आपल्या शिक्षणाकढे 


नीट लक्ष :ठेव; त्यांतच टिकून राहा; कारण असें केल्यानें 
तूं स्वतःचें व तुझे ऐकणाऱ्यांचेंहि तारण करशील 

१ बेडिलाला_ खडसून . बोळ. नको, तर त्याला 

१ बाप मानून बोध कर; २ तरुगांस बंधु मानून, वडील 

स्त्रियांस माता मानून, तरुण स्रियांस बंदहिणी मानून 


पूर्ण शुद्धलेंनं बोध कर. 


खिस्ती मंडळींतील विघवांचा परामषं 
३ ज्या विववा वास्तक्कि विधवा आहित त्यांचा सन्मान 


| कर. ४ कोणा विधवेला सुळें किंबा नातवंडे अंसटीं तर 
सांग. . त्यानीं प्रथम आपल्या घरच्यांबरोबर घनिष्ठ कृत्तीने वागून 


भे आहे, : आपल्या. वडिलांचे उपकार फेंडांबयास 'दिकावें, कोरणे हे 





औवंनांची भॉके मिळंठी आहे. '९' हें कॅवंन वि्धसनीय 
बॅ सर्वथा स्वीकारांस योग्य आहे. १९ याचकरिता आम्ही 


०११:या'गोंडी"आह्ोल्पोर्ने सांगुन दिंकीव.. १२: कोणी 
-वुकंया. तोव्यांला पुच्छ. मानू नये, तरं भाषण, व्तेम; 
प्रीति, किध्ास वे शढेता 'योंविषवी विश्वोस ठेवणाऱ्या 
लोकांचा कित्ता हो. १३ मी: येईपर्यंत शाचन, बोध व 





पू . देवांच्या दृष्टीनें मान्य आहे. ५ जी वास्तविक विधंवा आहे 


म्हणजें एकटी: पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावरं 


4 | ठेविली आहे; आणि ती रात्रेदिवस वियवेण्या व प्रोर्थनो 
| करीत' राहते; ६ परंतु जी बिघथा . विलासी आहे, ती 


जीवेत असून मेळेली आहे. : 3. त्यांनीं. झदृष्य व्हावें 
म्हणून त्यांना याप्रमाणें वागण्याची झाला कर. ८ जर 


कोणी: स्वकीयांची व' विद्षेषेंकरून आपल्या घरच्यांची तर 
 तूद करीत नाहीं, तर त्यानें विश्वास नाकारिळा असें होते, 
| तो. इसम विश्वास न ठेवणाऱ्या इसमापेक्षां वाईट आहे. ९ 
| जी साठ. वर्षांच्या आंत नसून 'एकाच - पतीची क्री झाली 


असेरू, १० जी चांगल्या कर्भाबिषयीं नावाजरेली. अपेल 
म्हणजे जिनें मुळांबाळांचा प्रतिपाळ केला असेळ, पाहुण" 
चोर. केला :असेल, पवित्र जनांचे पाय घुतळे असतील, 
संकटांत. पडछेल्या लोकांची मरज मागविली. हअसेळ, सर्व 


प्रकारच्या चांगल्या .कमीस अनुसरली असेल, अशी नावा- 


जलेली विधवा यादींत मांडून घ्यावी. :११ तरण विषपांस 


- घेऊं नये, कारण त्यांनीं कामुक होऊन क्िस्तात्र सोडिऱ्या- 


बर त्या छम. करावयास . पाहतात. १२ अजांस दंतहा 
आहे, कारण त्यांनीं आपल्या पहिस्वा प्रतिह्ेचा मंग केला. 
१३ दिबाय: घरोधर फिळून त्या जाळजी होतात; भाणि 


: आळली होतात इतकॅन नव्हे, तर 'बटबड्या व ळडतुच्या 
' होतात, आरि गोद नये तें बोलतात. १४-यास्तव भाझी 


१ मुळांत: प्रेस्वुतर 


अ० ५:१४-६:१४ 


तीमध्याला पहिले पत्र 





इच्छा अक्षी. आहे की तरुण विधवांनीं लभ करावें, मुलें | अवमान' करूं नये; तर अधिक सेवा करावी; कारण'ज्यांस 
प्रसवावी, घर चालवावे आणि विरोष्याला निंदा करण्यास | सेवेचा लोभ होतो ते विश्वास ठेवणारे. व प्रिय आहेत.या 


निमित्त सांपहं देऊं नये; १५ कित्येक तर आधींच बहकून । गोष्टी शिकीव आणि यांविषयीं बोध कर. 


सैतानामानें जाऊन चुकल्या आहेत. १६ जर कोणा 
विश्वास ठेवणाऱ्या ज्लीच्या येथें विधवा असल्या. तर तिने 
त्यांची तरतूद करावी, त्यांचा मंडळीवर भार पडूं देऊं 


खोटें शिक्षण 
३ जर कोणी अन्य तर्‍हेचे. दिक्षण देती. आणि 


नये;' म्हणजे ज्या खरोखर विधवा आहेत त्यांस मंडळीला । आपल्या प्रभु येश, खिस्ताची जीं सुवचनें ती, व सुमंत्य- 


साहित्य पुरवितां ग्रेईल. 


नुसार जें शिक्षणं ते, मान्य करीत नाहीं, ४ तर तो 


। मदांध आहे. त्यास कांहीं कळत नाहीं, तो वादविवाद ब 


वडील 
१७ जे वढील अध्यक्षतेचें काम चांगलें चालवितात, | इब्दयुद्ध यांमुळें वेडा बनला आहे; यांपासून हेवा, कलह, 


विशेषेकरून जे उपदेश व विक्षण ह्या बाबतींत श्रम घेतात 
ते दुप्पट सन्मानास योग्य मोजिले जावे. १५८ कारण 
शाक्ञ म्हणते, “बेळ मळणी करीत असतां त्याला मुस्के 
बांधू नको, ' आणि, “ कामकरी आपल्या मजुरीस योग्य 
आहे. १५९ * दोन किंवा तीन साक्षीदार ! असल्या- 
बांचून वडिलावरील आरोपाचा खटला घेऊं नको. २० इत- 
रांस भय पडावे म्हणून पाप करणाऱर्‍यांस सर्वांसमक्ष दोष 
लाव, २१ देव, ख्रिस्त येशू व निवडलेले देवदूत यांजसमोर 
मी तुला. निक्षून सांगतों की मनांत अढी न धरितां या 
आज्ञा पाळ, पक्षपातानें कांहीं करूं नको. २२ उतावळीनें 
कोणावर हात ठेवूं नको, आणि दुसऱ्यांच्या . पापांचा 
बांटेकरी होऊं नको; आपणाला शुद्ध राख. २३ यापुढें 
नुस्ते पाणीच पीत राहूं नको, तर आपल्या पोटासाठी 
आणि आपल्या वारंवार होणाऱ्या दुखण्यासाठी थोडा 
द्राक्षारस घे. २४ कित्येकांची पापे उघड असुन, तीं त्यांज 
पुढे न्यायनिवाज्याकरितां जातात, आणि कित्येकांची 
त्यांच्यामागून जातात. २५ त्याप्रमाणें उघड अशी कांद्री 
चांगलीं कृत्यें आहेत, आणि जी दुसऱ्या प्रकारचीं आहेत 
तीहि गुप्त राहृं शकत नाहींत 


दास 
१ जे दास म्हणून जुवाखालीं आहेत त्याः सर्वांनी 
& आपापढे धनी सर्व प्रकारच्या सन्मानास योग्य 
आहेत असें मानावे, यासाठीं कीं देवाच्या नामाची व 
शिक्षणाची निंदा होऊं नये; २ आणि ज्यांस विश्वास 
ठेवणारे घनी आहेत त्यांनीं हे बंधु आहेत म्हणून त्यांचा 
१६ 


अपशब्द, दुसऱयांविषयीं कुकल्पना हीं उत्पन्न होतात; ५ 
मन बिघडलेल्या, सत्यास सुकलेल्या, सुभक्ति ही कमाईचे 
साधन आहे अशी कल्पना करणाऱया मनुष्यांची एकसारखी 


भांडणें होतात. 
खरीखुरी संपत्ति 

६ संतोषसहित असलेली. सुभक्ति तर. मोठाच लाभ 
आहे. ७ आपणं जगांत कांहीं .आणिले नाहीं, आपल्या- 
च्यानें त्यांतून कांहीं नेववत. नाहीं; ८ आपल्याला अन्नवक्ष 
असल्यास तेवढ्याने तूप्त असावें; ९ परंतु जे घनवान्‌ होऊं 
पाहतात ते परीक्षेत, पाशांत भाणि मनुष्यास नाशांतं व 
विध्वंसांत बुडविणाऱ्या अश्या मूर्खपणाच्या व वाचक वॉस- 
नांत सांपडतात. १० कारण द्रव्याचा लोभ सर्वे प्रकारच्या 
वाइटाचें मूळ आहे; त्याच्या . पाठीस लागून कित्येक 
किघासापासून बहकळे आहेत; आणि त्यांनीं स्वतःस फार 
खेदांनीं भोसकून घेतलें आहे. 

सद्दोध 

११ हे देवभक्ता, तूं यांपासून पळ, आणि नीतिमत्त्व, 
सुभक्ति, विश्वास, प्रीति, धीर व सौम्यता यांच्या पाठीस 
लाग. १२ विश्वासोसंबंधींचें जें सुवुद्ध तें कर, युगानूयुगाचें 
जीवन मिळीव, त्यासाठींच तुला पाचारण झालें आहे, 
आणि तूं पुष्कळ साक्ष्यांसमोर तोः सुस्वीकार कून मान्य 
केल. १३ सर्वास जीवन देणारा जो देव त्याजसमोर 
आणि ज्या ल्िस्त येंश्नें पंतय पिठातासमक्ष तो सुस्वीकार 
केला, त्याजसंमोर मी तुला निक्षून सांगतो, १४ आपल्य 
श्रभु येश्. लिस्त प्रकर होईपर्यंत तू. त्याची आज्ञा निष्कलंक 


२९४१ 


झर '४१४--२ तीमथ्य. १४१४ तीमध्याला.पहिरें पत्न-तीमथ्याला दुसरे पत्र 





ब. अवध्य, राख. 3५ जो घन्य ब एकच. अधिपति, | त्याजवर आशा ठेवावी; १८ यांग ते करावे, सक्ती. अदृष्य-- राख. १५ जो. धन्य व एकच - अधिपति, | त्याजवर आशा. ठेवावी; १८. चांग त करावें, सत्कर्मा- 
राजांचा राजा व प्रभूंचा प्रसु,-ज्या-एकालाच:अमरत्व आहे, | विषयीं धनवान असावें;.दानल्ील, परोपकारी असावें. १९ 
जो अगम्य प्रकाशांत राहतो, ज्याला कोण!:मनुष्यानें-पाहिळें जें खरें जीबन तें. मिळविण्यास. पुढील काळीं चांगला 
नाहीं, १६ आणि कोणाच्यारने पाहवत नःहीं, तो तें त्याचें | आधार होईल, असें साठवण आपणासाठी करावें. . 
प्रकट होणें यथाकाळीं दिसण्यात आणील; त्याला सन्मान व | २० हे तीमभ्यां, तुझ्या स्वाधीन केठेली ठेव संभाळ; 
अयाचयुगीचें साम्ये. भसो. आमेन; :. - । अधमाच्या रिकाम्या वटवटी आणि जिला विद्या हें. नांग 
- १५ प्रव्तुत युगांतल्या धनवानांस:सांन कॉ तू. अभिभानी | चुकीने. दिलें आहे. तिचीं विरोधी मते वज कर; २१ ती 
होळं-नये, चंचल घनावर आज्या ठेवूं क्रक्ने 'तर जो सदा- | स्वीकारून कितीएक विश्वासापासून चुकून गेले. 

जीवी देव आपल्यास उपभोगासाठी; सवे कांहीं विपुल-देतो | तुजबरोबर कृपा असो. 


पोठाचें तीमथ्याला दुसरें पत्र 


नमस्कार व' हेशोपफ्कारस्मरण | आहे, ८ यास्तव आपल्या प्रभूषिषयींच्या साक्षीची आणि 
१ प्रिय पुत्रं. तीमेथ्य याठा,-लिस्त येश्रसध्यें जें | मी जो त्याचा बंदिवान त्या माझी तूं लाज धरू नये; तर 
६. ओवन आहे त्याविषयी दिलेल्या वचनाप्रमाणे. देवाच्या | देवाच्या सामर्थ्याच्या परिमाणानें सुबातेसाठी माझ्या- 
अच्छेने लिंस्तःयेवाव्वा.प्रेषित पौळ-याजकडून; २ देव- | बरोबर-दुःख सोसावे. ९ त्याने आपल्या कर्माप्रमाणे नव्हे 
पिल्ला-ब ल्रिस्त येथ भापला प्रसु यांजपांसून कृपा, दया व । तर स्वतःच्या संकल्पाप्रमाणें व कृपेप्रमाणे आपल्याला तारिळे 
ति असो. 'ब पवित्र पाचारणानें पाचारिळें आहे; ही कृपा. युगकालापूर्नी 
शे,४ मी. आपल्या'' प्रार्थनांत: रात्रंदिवस तुझें स्मरण | लिस्त येशमध्यें आपल्यावर करण्यांत आली होती; १० ती 
अखंड करितों: आणि तुझे अशु मनांत: आणून तुझ्या भेटीने | आतां आपला तारणारा क्षिस्त येशू, याच्या प्रकट होण्याने 
मीं आरनंदमरित. व्हावें म्हणून तुला भेटण्याची फार उत्कंठा | इर्यमान झाली आहे; त्यानें मरण नाहींसें केळे, आणि सुवा- 
बाळगितों; तुझ्यामध्ये असलेल्या -निष्कपट: विश्वासाची भला | तेच्या द्वारा जीवन व अविनाविता हीं प्रकादित केलीं आहेत; 
झाठवण होऊन, ज्या देवाची आप्रल्या पूदेजांपासून चालत । ११ मलां त्या सुबातेंचा घोषणा करणारा, प्रेषित व शिक्षक, 
भोठिली. सेवा स्री छुद्ध मनाने करितों; : तयाचे मी आभार | असें नेमळें होतें.. १२ या कारणाने ही दुःखें मी सोशीत 
भानितों.-.५ तो. विश्वास पहिल्यानें :तुझी. आजी शोईस । आहें; तरी मी लाजत नाहीं;' कारण मीं कोणावर विश्वास 
इजमध्यें होता; तुझी आई युनीके- इजमध्यें होता; आणि । ठेविला आहे, हें मला ठाऊक आहे, आणि तो माझी ठेव 
तोच तुजमध्यें आहे. असा मला भरवसा आहे. त्या दिवसासाठी राखावयास शक्तिमान आहे. असा माझा 
- आस्था 1 दिमत घराषी - | भरवसा आहे. ,१३ ज्या सुवचनांचा नसुना तू मजपासून 
६ या कारणास्तव मी-तुला णडितो की देवाचें जें । ऐकून घेतला. तो, ख्रिस्त येशूच्या ठायी असलेला तुझा 
कृपादान माझे हात तुजवर ठेवल्याने तुझ्यामध्ये. आहे ते : विश्वास व प्रीति यांमध्यें हढपर्णे राख.. १४ आपल्यामध्ये 
प्रदीप्त कर. ७ कारण देवाने अपल्याला मित्रेपणाचा नव्हे, | बस्ती करणाऱ्या पवित्र आत्म्याच्या योगें ती ठेव चांगली 
सर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व -अचुशासनाचा आत्मा-दिला | संभाळ. . 
२३" 








तीमध्याला दुसरें पत्र अ० १५१५-३२ 
स्म ढ आक क. नावमममुचाूनयाच: 
१-जे शणियांत: आहेत ते सर्वे मजपासून फुटले, हें | समोर निक्षून सांग कीं शब्दयुद्ध करू नका; तें कशाच्याहि 
दुक्ता:ठाऊकच आहे; त्यांत फुगळूव हमेगनेस हे. आहेत. । उपयोगी. न पडतां ऐकणाऱ्यांच्या नाशास कारण होतें.:9५ 
१६: अनेसिफराच्या घरावर प्रभु -दया करो, कारण त्यानें | तू सत्याचे वचन नीट सांगणारा, लाज वाटण्यास कललेंहि 
वारंवार माझे: समाह्वन केळे आणि. त्याला माझ्या बेडीची । कारण नसलेला कामकरी असा देवाला पटलेला; 
शछाज वाटली नाही>.१:४ तर तो रोम एथें असतांना त्यानें श्रम । स्वतःळा सादर करण्यास होईल तितकें. कर. .१६ 'अथ- 
घेकन:सी-सांपत्रेपरयैत माझा शोध केला;. १८ (त्या दिवशी | मीच्या रिकाम्या वटवटींपासून दूर राहा; अशा. वटकडी 
त्याला प्रसूपासून दया.मिळो, असें प्रभु करो; ) आणि इफिसांत । करणारे अभक्तींत अधिक-सरसावतील; ..१७ आणि त्यचे 
करिती प्रकारें त्यानें सेवा केली, हें तुला चांगळें माहीत आहे. '| शिक्षण पुळीसारखें चरे, त्यांच्यापैकी हुमनाय व-फ़िळेत. 
_- . १ माझ्या मुला, लिस्त ग्रेशच्या ठायीं असलेली | हे.भाहेत; .१८ ते सत्याविषयीं चुकले आहेत; : पुनकृत्यान 
र जी कृपा तिच्यांत षळवान्‌ होत जा. ज्या गोष्टी तू । होऊन गेलें असें ते म्हणतात, आणि 'कित्वेकांस्या विश्वा 
पुष्कळ साक्ष्यांसमोर मजपासून ऐकल्या त्या. इतरांना | साचा नाश करितात.. १९ तथापि देवाने घातलेला स्थिर 
क्षिकविण्यास योग्य अशा विश्वासू मनुष्यांस सोपून दे. ३ | पाया टिकून राहतो, त्यावर, ' प्रमु आपले जे आहेत त्यांस 
दू. जस्त येशूचा चांगला शिपाई आहेस म्हणून मजबरो- । ओळखतो, ' आणि “ जो कोणी प्रभूचें नाम. घेतो त्याने 
अर दुःख सोस. ४ लढाई करणारा इसम --संसाराच्या | अनीतीपासून दूर राहावें, ' ही मुद्रा मास्ठेली-आहे. २० 
कार्यात गुंतत नाहीं; ज्यानें आपल्याला सैन्यांत घेतलें त्याला । मोठ्या घरांत केवळ सोन्याची व रुप्याची पात्रें असतात 
संतोषवावें ह्या त्याचा. हेतु असतो. ५ जर कोणी मझ्युद्ध | असें नाहीं, तर लाकडाची व मातीचींहि असतह्त;.कांहींचा 
करितो, तर. ते नियमाप्रमाणे केल्यावांचून त्याला मुगूट । मान होतो व कांहींचा. अवमान होतो... २१. यास्तव. जर 
भालण्यांत:येत -नाहीं. ६ श्रम करणाऱ्या झेतकन्यानें पहि- | कोणी त्यांपासून दूर राहून स्वतःला थुद्ध केळे, तर .तो पवित्र 
ह्यानें प्रिकाचा वांटा-घेणें योग्य आहे. ७ जें मी बोलतों | केलेलें, व.. स्वामीला उपयोगी . पडणारे, प्रत्येक चांगल्या 
तें समजून घे; प्रभु तुला सवे गोष्टींची समज देईल..८ | कामास. तयार केलेठें, असें मानाचे पात्र होईल. २२ तरुण- 
मीं सांगितलेल्या. . सुवार्तेप्रमाणें मेळेल्यांतून ..उठविळेळा, | पणाच्या वासन्रंपरासून- दूर पळ आणि शुद्ध मनानें प्रभूचा 
दाविदाच्या संतानांतील येशू. ल्रिस्त, याची आठवण ठेवू. | धावा करणाऱ्यांबरोबर नीतिमत्त्व, विश्वास, प्रीति, शांति 
९ ह्या सुव्रातंसुळें मी दुष्कर्म करणाऱ्यासारिखा बेब्यांचें | यांच्या . पाठीस . लाग. .२३. मूर्खपणाच्या व अज्ञानाच्या 
देखील दुःख सोशीत आहें; तरी. देवाच्या.वचनाला बेडी | व्रादविषयांपासून--दूर.राहा, कारण. त्यांपासून भांडणे उत्पन्न 
पडलेली नाहीं. १० यामुळें निवडलेल्या लोकांकरिता मी । होतात हें तुला ठाऊक आहे. .२४ प्रभूच्या दासानें भांडू 
सवे कांहीं धीराने सोशषितों; जस्त येशमध्यें जें .तारण तें | नये, तर त्यानें सर्वांबरोबर सौम्य, शिकविण्यास उत्सुक 
त्यांसहि युगानुयुगाच्या गौरवासह प्राप्त व्हावें म्हणून. .११ | सहनज्लील, ..२५ विरोध करणाऱ्यांस. सौम्यतेनें शिक्षण 
हॅ. वचन विश्वसनीय आहे कीं जर आपण त्याजबरोबर | देणारा, असें. असावें; कदाचित्‌. देव त्यांस सत्याचें ज्ञान 
मेलों तर. त्याजबरोबर जीवंतहि राहू. १२ जर आपण | होण्यासाठीं पश्चात्तापी. मन देईल, २६ आणि . सैतानाने 
धीराने सोदोतों, तर त्याजबरोबर राज्यहि करू; आपण | आपल्या इच्छेस वश होण्याकरितां घरिळेळे लोक त्याच्या 
त्याला नाकारू तर तोहि आपल्याला नाकारील; १३ आपण '। पाद्यांतून सुटन झुद्धीवर येतील. 





आअविश्वासी झालों तरी तो विश्वासू राहतो; कारण त्याच्याने जवळ येऊन ठेपलेलीं संकटे 
स्वतःविरुद्ष वागवत नाहीं. १ दोव्टल्या काळीं कठीण. दिवस येतील हें 
शाब्दयुद्ध करूं नये म्हणून बोध ४ समजून. घे. २ कारण मुष्ये स्वार्था, धनलोभी, 


१४ तूं या गोष्टींची त्यांस आठवण दे; त्यांस .प्रभू- अढाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, -शाडईबापांस न मानणारी, 
- रऊरे 


अ ३५२-४:१८. 
अपॅवित्र, २ ममताहीन, शांतंताद्वेंषी, चहाड 
असंयमी, 'कर॑; चांगल्यावर प्रेम न करणारी, ४ विश्वास- 
घातकी, हँड, ' मदांध, देवावर प्रेम न करितां विषयावर 
प्रेम करणारी, ५ सुभक्तीरचे केवळ स्वरूप दाखवून स्वतःवर 
तिंचा संस्कार नाहीं, अंशीं ती होतील; . त्यांजपासूनहि दूर 
राह्य. ६: जें लोक घरांत हळूच शिरून पापांनी भारावलेल्या, 
नाना प्रकारच्या वासनांनीं बहंकलेत्या, ७ सदा विकत असूनहि 
सत्याच्या ज्ञानाला कवी न पोहचणाऱ्या, अशा भोळ्या 
क्ियांस वश करितात त्योपँकी हे आहेत. ८ यान्रेस व यांत्रेस 
यानी असे मोशाला अडविले, तसें हेहि सत्याला अंडवितात. 
'हें भ्र्बुद्धि बनलेले व विश्वासासंबंधाने कसोटीस न उतरलेले 
हसे आहेत. ९ तरी हे अधिक सरसावणार नाहींत; कारण जसें 
त्यांचें मूखेपण उघड झालें, तसें ह्यांचेंहि सर्वास उघड होईल. 
. त्यांपासून तीमथ्यानें आपला बचाव कला 
___ करावा 
१० तूं माझें दिक्षण, आचार, संकल्प, विश्वास, सहंन. 
: झीलता; श्रीति, धीर ही. ओळखून आहेस; ११. आंणि 
अंत्युखियांत,. इकुन्यांत व छल्लांते-जीं संकटें मजवर आलीं 
तीं सोसण्यांत व भाझा जो छळ झालो. तो सहन करण्यांत 
अमला अनुसरलास; त्या संवीतून प्रभूने मला सोडविरे 
१२ जे लित्त येशमध्ये सुभ'्तीरने आयुष्य धालवावयास 
पाहतात त्या सर्वांचा छळ होईल; १३ आणि दुष्ट व भोंदू. 
मनुष्ये ही. फसवून व स्वतः फसून दुष्टपंणांत अधिक सर- 
: साधतील. १४ तू ज्या गोष्टी शिकलास व ज्यांविषयी तुझी: 
खात्री झाली त्या धरून राहा. १५ त्या कोणापासून दिके- 
लॉस हें, आणि तुला पवित्र शाची माहिती बोलपणां- 
'मोसून आहे हे, तुला ठाऊक आहे; ते खिंस्त येशमधील 
तुह्या विश्वासाच्या द्वारें तारणासाठी तुला ज्ञानी करावयास 


तीमथ्याळी दुसरें पत्र 





कीं २-वचनाची घोषणा कर, सुवेळीं अवेळी तयार राहा. 
सवे प्रकारच्या संहनश्ीलतेनें व शिक्षणाने दोष. दाखीव 
वाग्दंड कर द" बोघ कर. ३ कांरणं ते सुशिक्षण सहन 
करणार नाहींत, तर त्यांचे कान खाजत असतां, ते स्वे- 
च्छाचारानें आंपणांसाठी शिक्षकांची रास ' घालतील, ४ 
आणि तें सत्य ऐकतनासे होतील, व कहाण्यांकडे वळतील, 
अशी वेळ येईल. ५ तूं सवे गोष्टींबिषयी सावध ऐस, दुःखें 
सोस, खुवार्तिकांचें काम कर, तुला सोपलेली सेवा पूर्ण 
कर. ६ कारण आतां माझें अपणं होत आहे, आणि माझा 
प्रयाणकाळ जवळ आला आहे. ७ जें सुयुद्ध तें मी केलें 
आहे, घाव संपविली आहे, विश्वास राखिला आहे; ८ 
आतां राहिलें तें हेंच कीं, मजसाठीं नीतिमत्वाचा मुगूट 
ठेविला आहे तो त्या दिवशीं नीतिमान न्यायाधीझ प्रभु 
मठा देईल; आणि तो केवळ मलाच नव्हे, तर त्याचें 
श्रकटें होणें ज्यांस प्रिय झालें आहे त्या' सर्वांसहि देईल. 
'संदेश च नमस्कार 

२ तूं होईळे तितर्के करून माझ्याकडे लवकर ये. १५० 
कारण देमास याला ऐहिक सुख प्रिय असल्यामुळें तो मला 
सोडून थेस्सलनीकास गेला; क्रेस्केस गलतियास, तीत दाल- 
मतियास गेला. ११. ळूक मात्र माईयाजवळ आहे. 
माकोला आपल्याबरोबर घेऊन ये. कारण तो सेवेसाठी 
मला उपयोगी आहे. १२ तुखिकाला मीं इफिसास पाठविलें. 
आहें. १३ जो माझा झगा त्रोबसांत कापोजवळ राहिला 
आहे तो येतेवेळेस आण, आणि पुत्तर्के, विशेषेकरून 
चर्मपत्रे, तींहि. आण, १४ आलेक्सांद्र तांबटानें मझे 
पुष्कळ वाईट केलें, त्याची * फेडं त्यांच्या करमीप्रमाणें प्रमु 
क्रीट? १५ त्याविषयी तूंहि. जप, कारण तो आमच्या 
बोलण्यास फार आडवा आला. १६ माझ्या पहिल्या जवा. 


समर्थ आहे. १६ प्रत्येक दधरपेरित शाऊळेख, संद्रोध, दोष | बाच्या वेळेस माझ्या पक्षाचा कोणी नव्हता, सर्वांनी मला 


दाखविणे, सुवारणूक, नीतिशिक्षण यांकरिता. उपयोगी 
आहे, १७ त्याच्यापासून देवभक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक 
चींगल्या कामास सज होतो. 


सोडिले; यांबद्दल त्यांचा हिशेब घेण्यांत न येवो. १७ तरी 


। प्रभु माझ्या पक्षाचा होता; मजकडून घोषणा पूर्णपणे व्हावी 
। आणि ती संवै' विदेशी लोकांनी ऐकावी म्हणून त्याने मला 


: १ देवासमक्ष आणि जो लिस्त येळ जीवंतांचा द । शक्ति दिली; आणि ' सिंहाच्या मुखांतून ' सोडविले. १८ 
९७ इतांचा न्याय करील त्यांच्यासमक्ष त्याच्या प्रकट | प्रभु मला सर्वे दुष्ट योजनांपासून सोडवील, व आपल्या 
होण्याची व त्याच्या राज्यांची शपथ वाहने मी सांगतों ( त्वर्गाय राज्यांत घेण्यासाठीं तारील; त्याला युगायूयुण 


तीमधथ्याला दुसरें पत्न-ततीताला पत्र 


अ० ३:१८-तीत. २९४४ 


रा ह नक्कल कवकहवजञआआजसयवाबययििवहावाडिश्शुकुशाायाय॒बा॒शाााााब 


गैरव अस्ये; आमेन. 
१.९ प्रिस्का>-अकिला व.अनेसिफराच्या. घरची माणसें 
यास. सलाम्र सांस. ...२२:एरास्त करिथांत राहिला; त्रफिम 


आजमुरी आला.. त्याला सिलेतांत ठेवून आलो. २१ होईल ' 


- | तितके करून हिंवाळ्यापूर्वी ये... युव्रूल व पुदेस, लीन ब 


छोदिया व. सवे बंचु:तुला- संर्ाम सांगतात... 
२. ९२ प्रभु तुस्मा:-आत्म्याबसेबर असो: तुम्हांवर :छृपा 
अस्रोः 


पोलाचें तीताला पत्र 


नमस्कार: 
१, २, ३, ४. विश्वासांत. : साम्य. असल्यामुळें 
६ मला खऱ्याखुऱ्या पुत्रासमान असलेला. तीत. य़ाला जें 


युगालुयुगाचें जीवन सत्यप्रतिज्ञ देवाने..युगकालांपूर्वी, 


देऊं केलें आणि .त्याविषयींचें बंचन. त्याच. आपल्या 
तारणार्‍्या, देवाच्या आज्ञेने मला. सोपलेल्या . घोषणेत 
- यथांकाळीं त्यानें प्रकट केलें, त्या जीवनाची आशा 
बाळगणारे असे देवांचे निवडलेले लोक यांच्या विश्वासासाठी 
आणि सुभक्तिदायक संत्याच्या ज्ञांनासाठीं येशू. ख्रिस्ताचा 
प्रेषित, देवांचा दासं पोळ, याजकडून : देवपित्यापासून व 
किस्त येशू. आपला तारणारा योजपासने कर्पा'वे शांति असो. 
वडिलांची 

५ मीं तुला करेतांत यासाठीं ठेविलें की* तूं बाकी 
राहिलेल्या गोष्टींची व्यवस्था करावी, आणि मीं तुला 
: औंज्या केल्याप्रमाणे नगरोनंगरी वीरे .नेमावे: ६ जों नेमा- 
अयाचा तो अंदृष्यं; एकां त्रीचा पति असांची;. ज्याची 
मुलें विश्वास: ठेंवणांरी आहेंत; -ज्यांवरं दंगल ' करण्याचा 
आरोफ जालिठाःनंसून जी. अनिवार नाहींत; असा.तोःअसावा. 


उ:अधोक्ष' हो देवाचा कारभारी आहे. म्हणून 'तों::अदूष्ये 
अंसल्ज:पाहिजे?' तो 'स्वच्छंदी, . रागीट, मद्यपी; मारका, 


पैसे: खाणारा :नसावा; ८ तर अतिथिश्रिय, चांगुलपणाची. 
आवक धरणारा; सयोदशील,. नीतिमान, पवित्र; संयमी 
९. आणि. दिलेल्या . द्रिक्षणाप्रमार्गे. जे किथसनीय --कचन 
त्याला धरून राहणारा असा असावा; यासाठीं कीं त्याले 
सुक्षिक्षणानें बोध करावयास वः उलट वोलणाऱ्यांस: कुंठित 


"५ मुळांत : प्रेस्ुतर २ मुळांत: एपिस्कोप प्रेसुतर २ मुळांत 


कराबयासहि शक्तिमान व्हावें 


खोटे द्राध्तक 
१.०. कारण..अनिवार व व्यर्थ बोलणारे आणि फसविणारे 


असे पुष्कळ:लोक्क,.आहेत., त्यांत . विश्यषंकरून. सुंता झालेले 
आहेत; ११-.त्यांचें तोंड बंद केलें. पाहिज्ले; जें शिकवू. 


नये. तें पोटासाठी शिकवून तें संपूर्ण घराण्यांचा नाश 
करितात. . १२ त्या लोकांतील . त्यांच्याचे कोणाएका 


संदेष्टयाने म्हटलं आहे : * क्रेतीय सदा लंबाड, दुष्ट पंशु, 
आळशी' पोटपोशे असंतात. ' १३ ही साक्ष खरी आहे; 
म्हणूम कंडकपर्णे त्यांच्या पंद्रीं दोष घाल. १४ त्यांनीं 
यहूदी कहाण्या आणि सत्यांपासून बहकलेल्या मनुष्यांच्या 
आज्ञा यांकर्डे लक्ष न॑ देतां विश्वासांत दढ व्हावे म्णून 
हें कर. १५ शुद्ध जनांस सव झुद्ध आहे, परंतु विटाळलेळे 

विश्वास नं ठेवणारे यांस कांहींच छु नाही; त्यांची 
बुद्धि व मन ही बिटॉळेटीं आहेत. १६',भापण देवाला 
ओळखंतों असें. ते बेडन दाखवितात, परँसु.कृतींनीं त्याला 
नाकारितात; ते अमंगळ, आज्ञाभंजक्‌ व. प्रत्मेक “यांगल्या 
कापास:मालाबंक. आहेत. 





व रडू 
२ २ असें कॉ. प्रढ पुतकानी. नेमस्त, गंभीर, सर्यादक्षीठ 
उअसून विश्वास, रीति व:सहनता ह्यांकचें;त्हा:राहाडू, 
३ तसेंच - वृद्ध: ज्रियांनीं:- -ज्राळचलणुकींत-::तेदन भील 
असावें; त्या... वहाड:-मद्यपनासक्त ::नसकृया;: - छुसिक्ेण 
देणाऱ्या-असाव्या; :४- त्यांनीं ,तरुण- त्रियांस असें शिक्षण 
द्यावें कीं त्यांनीं आंपल्या नवर्‍्यांवर व मुलांबाळांवर 





३४५ 


भ् |.“ ४-३$ १५ 


- करावी; ५ मर्योदशील, 'धुद्धाचरंणी, थरेचें काम 
पाहणार्‍या, माया; आपल्या 'नवर्थ्यांच्या अधीनं' राह- 
णाऱ्या, असें. असावें, म्हणजे देवीच्या वचनांची निंदा 
होणार नाहीं. ६ तर्सेंच तरुण पुरुषांनी मर्यादशील असावें 
म्हणून त्यांना बोध कर. ७ सवे गोष्टींविषयी चांगल्या 
कामाचा कित्ता असें आपणाला दाखीव; शुद्धता, गांभीर्य 
व ज्याला दोष लावितां येत नाहवीं-, असें स्तषण-यांभीं 
तुझें शिक्षण युक्त असूं. दे; ८ योसोठी कीं. विरोष्यॉला 
आपल्याविषयी कांहीं वाईट बोलण्यास जागा नसल्यामुळें 
लाज वाटावी. ९ दासांनीं आपल्या धन्यांच्या अधीन 
राहावें; त्यांस सवे प्रकारें संतु करावें, उलट बोळे नये. 
१० अपहार करूं नयें; तर्रे सर्व प्रकारे इमानेइतबारे 
वागे; यासाठी की त्यांनी सवे गोष्टींत 'मापळा' तारणारा 
देव याच्या शिक्षणास शोभा आणावी; असा बोध कर... 
खिस्तगिष्यांस साजेसे देते... 
. . ११. कारण सवे मनुष्यांस तारण देणारी अक्षी देवाची 
छृपा प्रकट झाली आहे; ती आपल्याला असें श्रिकविते 
कौ, १२, १३ धन्य आशाप्राप्तीची म्हणजे थोर देवाचें व 
झापला . तारणारा .येक्ष लिस्त याचें. गौरव 
होण्याची . वाट पाहूत .. आपण. अधसोळा...व॒ ऐहिक 
ब्रासनांला. नाकारून सांअतच्या युगांत. मोदेनें, नीतीने 
क. धार्मिक वृत्तीने वागावे. १४ त्यां. स्वतःला .आपल्या' 
क्ररितां दिले, यासाठीं कीं “ त्यानें. खंडणी 'बेऊन.-आपल्याला 
झव अघमोपाचून सुक्त करावें, ?-झाणि> चांगतत्या कामांत 
सर्परः कशन :आफळे “स्वतःचे लोक असे आपणासाठी अद्ध 
केश्न/ठेवावे: 

१५ या गोष्टी सांगून बोध कर याणि 'संबेःअधिकाराले 
दोष पदरीं. प्राल: कोशी गुला-तुच्छ आल:नेये 7 
स्निस्तरिष्यांस साजेसे बंतश व त्याचा पाया 

'१ त्यांनी सत्ताब अधिकार यॉच्या अथीन राहावे, 
म््षाझ्ष मानाव्या, प्रत्येक- चांगल्या कामांठा सिद्ध असावें. 
उ'२कोणाची" निंदा करू नये, भांडखोरपणा न करितां 

सौम्ये.व सवे मेतुष्यांबरोबर' सर्वे प्रकारें नम्रतेने वागणारे 
असावे, अक्ती त्यांस आठवण दे. ३ कारण आपणाहे पूर्वी 











निवुद्धि, अवज्ञा करणारे, बहकलेले, नाना प्रकारच्या वास- 
नांचें व विलासांचें दोत्य करणारे, दुष्टपणा व हेवा यांत 
आयुष्य घालविणारे, देषपात्र व एकमेकांचा द्वेषं करणारे, 
असे होतों; ४ परंतु जेव्हां आपला तारणारा देवे याची 
दया व मनुष्यांवरील प्रीति प्रकट झाली, ५ तेव्हां आपण 
केलेल्या नीतीच्या कमीनीं नव्हे, तर नव्या जन्माचे स्नान 
व. पवित्र-आत्म्याने केळेळें नवीकरण यांच्या द्वारें त्यानें 
आपल्या दयेनुसार आपल्याला तारिले. ६ त्यानें तो आत्मा 
आपला तारणारा येश्चू ल्रिस्त याच्याद्वारे आपल्यावर विपुळ 
ओतिला; ७ यासाठी कीं आपण त्याच्या छृपेनें नीतिमान 
ठरून आहा धरल्याप्रमाणे युगानुयुगाच्या जीवनाचे वारीस 
व्हावे. ८ हें वचन किथ्वसनीये आहे, आणि तूं या गोष्टीं- 
विषयीं खात्रीनें सागत असावे अश्षी माझी इच्छा आहे. 
यांसाठी कीं ज्यांनीं देवावर विश्वास ठेविला आहे त्यांनी 
चांगली कमे आचरण्याचें मनावर ध्यावे. या गोष्टी मनु- 
ध्यांस चांगल्या व हितकारक आहेत. ९ मूर्खपणाचे वाद, 
वंशावळ्या, कलह व नियमशात्राविषयीं, भांडणे, यांपासून 
दूर राह; कारण तीं निर्पयोगी व व्यर्थ आहेत. १० तट 
पाडणाऱ्या मनुष्य़्ाला एकदा दोनदा बोध करून भग वर्ज 
कर; ११ असा मनुष्य बिषडळा.. आहे,... आणि त्यानें 
स्वतःसच दोषी :ठरविळें. असूस .तो पाप करितो, हें तुला 
अळक आहे. 


नमस्कार 

-१२ मीं अर्तमाठा किंवा तुखिकाला तुजकडे पाठबिले. . 
स्दणजे होईल: तितकें करून मजकडे निकपलरिसास निघून 
ये, कारण तेथें हिवाळा. घालविण्याचा मरी निश्यय केला आहे. 
३ जेना. शाक्षी. व अपुद्लो. यांस कांहीं उरणे पह नये म्हणून 
होईल. तितक्या-तयारीनें त्यांस. त्वाना कर. १४ आपल्या. 
लोकांनीं अगत्याच्या बाबीसंबंधी गरज पुरविणारी. चांगल 
कर्मे आचरण्यास शिकावे, म्हणजे ते निष्फळ होणार नाहींत.. 

: .१५ माझ्याबरोबरचे सवे तुळा सलाम सांगतात. विश्वा- 
सामंधीळ जे लोंक आम्हांवर प्रीति करितात त्यांस सलाम 
सांग. 

तुम्हां सर्वांबरोबर कृपा असो. 


२४६ 


पोठाचें फिळेवोनाला 


भ्रस्तांवना 

१,२ आम्हांस प्रिय असलेला व आमचा संहकारी 
फिलेमोन याला, आमची बहीण अफ्फिया इला, आमचा 
सहसैनिक असिंप्प व तुझ्या घरांतील मंडळी यांना, लिस्त 
येशूचा बंदिवान पोल व आमचा बंधु तीमथ्य यांजकडून 
३ देव आपल्य पिता व प्रभु ये. ख्रिस्त यांजपासून 
तुम्दांस कृपा व॒ शांति असो. | 

यका पळपुट्या गुलामाच्या तर्फे विनंति 

४,५ तुझी प्रीति आणि प्रभु येश्ववर व सवे पवित्र 
जनांवर जो तुझा विश्वास, त्याविषयी ऐकून मो आपल्या 
ग्रार्थनांत सवैदा तुझी आठवण करितों व. आपल्या देवाचें 
 उपकारस्मरण करितों; ६ यासाठीं कीं तुम्हांमध्यें जें कांहीं 
चांगरळें आहे त्याचें ज्ञान झाल्याने तुझ्या विश्वासाचे भागी 
पण लिस्तासाठी सफळ व्हावें. ७ तुझ्या प्रींतीनँ मला फार 
आनंद व सांत्वन झाले; कारण. हे बंधो, तुझ्या हातून 
पवित्र जनांच्या जिंवाला विश्नांति मिळाली आहे, 

८. यास्तव जें उचित तें तुला आज्ञा करून. सांगण्या'चें 
जरी मला लिस्तद्वारा पूर्ण घैये आहे, ९ तरी प्रीतीस्तव 
विनेति करणें मला बरें वाटतें. मी वृद्ध झालेळा पौल, 
आणि आतां ख्रिस्त येझ्मचा बंदिवान, १० मीं बंधनांत 
असतां ज्याला जन्म दिला त्या माझ्या अनेसिम मुलाविषयीं 
तुला बिनंति कारेतो; ११ तो पूर्वी तुला निरुपयोगी होता 
तरी आतां तुला व मलाहि उपयोगी आहे. १२ त्याला 
स्वतःला म्हणजे माझ्या प्राणाठाच मीं तुजकडे परत पाठ- 
विळें आहे. १३ सुवार्तेमुळें पडलेल्या बंधनांत माझी सेवा 
तुझ्याबद्दल त्यानें करावी म्हणून त्याला जवळ ठेवण्याचे 
माझ्या मनांत होतें; १४ तरी तुझ्या संमतीवांचून कांहीं 





करणें मळा बरें वाटलें नाही; यासाठी कीं तुझा उपकार 
जुलमाने ाल्यासारिखा नसावा, तर खुषीने केठेलां असावा. 
३५ 'कंदोंचित्‌ तो तुजपासून यामुळेंच कहीं वेळ: वेगळा 
झाला. असेल का त्यानें युगानुयुग तुझा असें व्हावें; १६ 
आजपासून केवळ दासच नव्हे तर दासापेक्षां अधिक, 
म्हणजे प्रियबंधु, असें व्हावे; मला विशेष प्रिय आणि तुला 
तर देहसंबंधाने व प्रभूसंबंघानें याहून किती तरी अधिक 
प्रिय व्हावे. १७ यास्तव जर तूं मला भागीदार समजतोस, 
तर तो मीच आहें असें मानून त्याचा अंगीकार कर. १८ 
त्यातें तुझें कांहीं चुकसान केलें असले किंवा त्याकडे तुझें 
कांहीं देणें असलें तर तें माझ्या खातीं मांड; १९ हा माझा 
पौलाचा स्वदस्तुरचा लेख आहे; तें मी फेडीन; तं. स्वतःचं 
माझें क्रुण आहेस, पण हें मी तुला म्हणत नाहीं. २० हो, 
बंधो, तुजकडून मला प्रभूमष्यें लाभ व्हावा; भाझ्या 
जिवाला खिस्तामध्यें विश्रांति दे... | 

२१ तूं हें मान्य करशील अशा भरवशाने मीं तुला 
लिहिलें आहे, आणि मला ठाऊक आहे कीं हे. सांगितल्या- 
पेक्षां तू अधिकहि करशील. 


२२ दुसरें हें कॉ, . माझ्यासाठी बिऱ्हाड तयार कर, 
कारण तुमच्या प्रार्थनांनीं मी तुम्हांस देणणी असा दिला 
जाईन अशी माझी आझ्या आहे. 

२३ ख्रिस्त येश्वमध्यें माझा सहबंदिवान एपफ्रा, २४ 
मार्क अरिस्ताखं, देमास, ळक, हे माझे सहकारी तुला 
सलाम सांगतात. 

२५ आपला प्रभु येद्व ख्रिस्त याची. कृपा तुमच्या 
आम्म्याबरोबर असो. आमेन. 


२४७ 








. . , खु.काळाच्या .शेवटी आपल्याशी. पुत्राच्या द्वारे 
बोळला आहे; त्यानें त्याला सर्वांचा वारीस. करून ठेविलें 
आणि...त्याच्या द्वारें त्यानें किथ उत्पन्न केलें; ३ हा 
त्यांच्या गौरवाचे तेज, व त्याच्या तत्त्वाचें प्रतिरूप आहे; 
आणि... आपल्या सामथ्योच्या शब्दाने विश्वाधार असून, 
पापांची शुद्धि केल्यावर तो ऊध्वेलोकी .. राजाधिराज जो 
हर त्याच्या ' उजवीकडे बंसला; ” ४ जेवठ्यानें त्यास 
देवदूतापेक्षां वारदयाने श्रेष्ट नाम मिळाळें आहे. तेवढ्याने 
तो..त्यांच्यापेक्षा. अधिक श्रे झाला... 

श्रेष्ठ आहे 


ञ त्याने सोम देवत कर्धी असें म्हटलें 
तूं माझा पुत्र आहेस, . .. 
आज मीं तुला जन्म दिला. आहे? 
आणि पुन | 
मी त्याचा पिता असा होईन, 
आणि तो माझा पुत्र असा होईल? 
६ तो ज्येष्ठ पुत्राला पुन: जंग्रांत आणील त्या समयाविषयीं 
'तो” अंसें म्हणतो: “ देवाचे सर्वे दूत त्यांच्या चरणीं 
लोंगोत 
-७ आणि देवदूतांबेषयीं तो म्हणतो 
तो आपले देवेंदूत वायु, _ . 
आणि आपले सेवकं अंभिज्वाळा असे करितो 
८ पुत्राविषयीं तो असें म्हणतो 
है देवा, तुझें रांजासन' युगानुयुगीतं आहे 
आणि तुझें राजवेत्र सरळतेचे वेत्र आहे. 
« तुला न्यायाची आवड आणि अधमाोचा वीट आहे; 
म्हणून देवाने, तुझ्या देवाने, 
तुझ्या सोबत्यांपेक्षां श्रेष्ठ असा हृ्षेरूपी तेलाचा अमि- 





इजीनछोकांस पत्र 


जह घेक तुला केला आहे 


१० आणि, 
हॅ प्रभू , तं प्रारंभी एथ्वोचा पाया घातल, 
- आणि गगनें तुझ्या, हातचें कृत्य आहे. 
११ तीं नाहींत्शी होतील; परंतु तूं निरंतर आहेस 
तीं सवे वल्नासारखीं जीण होतील;  .. 
१२ तूं त्यांस झग्यासारखं गुंडाळून टाकशील, 
वल्लासारखें ठेवशील, आणि तीं पालटतील; 
परंतु तूं तसाच राइतोस. । 
तुझीं वर्षे संपणार नाहींत. 
१३ पण त्यानें कोणत्या देवदूताविषयीं असें कधीं म्हटलें 
मी तुझे वैरी तुझें पादासन 
करीपर्यंत न 
तं. माझ्या उजवीकडे बेस £ .. , 
१४ ते. सर्व वारशानें तारणप्राप्ति दोत असलेल्यांसाठी सेवा 
करावयास पाठविलेळे असे परिचारक आत्में नाहींत काय! 
१ यामुळें ऐकलेल्या गोष्टींकडे आपणं विशेष लक्ष 
. लांविळें पाहिजे, नाहींतरं आपण त्यांपासून वाहवून 
जाऊं, २ देवदूतांच्या द्वारें सांगितलेळें वचन जर दढ 
होतें आणि प्रत्येक उल्लंघनाचें व 'आज्ञाभंगाचे यथान्याय 
फळ देण्यांत आलें; ३ तर आपण एवढ्या मोठ्या तार 
णाची उपेक्षा केल्यास कसें निभावू १ तें सांगण्याचा आरंभ 
प्रभूकडून झांला असून तें ऐकणाऱ्यांनीं त्याविषयी आगर 
अद्धुतें व नाना प्रकारचे पराक्रम करून आणि आपल्या 
इच्छेप्रमाणे. पवित्र आत्म्याची दाने वांटून देऊन साक्ष 
द्लि. 
१५ ज्या भावी जगाच्या व्यवस्थेविषेयी आम्ही बोलत 
आहों ती त्यानें देबदूतांच्या अधीन ठेविली नाहीं. 
६ एका ठिकाणीं कोणीं अशनी साक्ष दिली आहे: 
मर्त्ये मनुष्य तो काय कीं तूं त्याची आठवण करावी? 


र्ट 





अ० २:६-दे:ः१२ 


ण या मानव तो काज की तू त्याजा- बीन चावे १ | अगला. होत, .बासाठ डी लोकांच्या पायाचे मयि मानव तो काय कीं तूं त्याला- दशन द्यावे ? | अगला. होतें, :यासाठीं कीं लोकांच्या पापांचें . प्रायव्रित्त 


७ तूं त्याला देवदूतांपेक्धां किंचित: कभी केलें आहे. 
तूं .त्याला. गौरव व. थोरवी यांनीं सुकुटमंडित 
केळें.आहे; 
आणि त आपल्या . हातच्या कृत्यांवर . त्याला 
नेमिले आहे. 

८ तूं सर्व कांहीं त्याच्या अंधीन, त्याच्या 'पायांखालीं, 
ठेविठें आहे. 


“ सर्व कांडी त्याच्या अधीन ठेविलें आहे, ' म्हणजे 
त्याच्या अधीन ठेविलेलें नाहीं असें कांहीं राहूं दिलें नाहीं; 
परंतु * सवे कांहीं. त्याच्या अधीन ठेविलें. आहे, / असें 
आजपर्यत ..आपल्या दृष्टीस पडलें नाहीं खरें. ९ तरी ज्या 
येथला देवदूतांपेक्षां किंचित्‌ कभी केळें होते; तो मरण 
सोसल्यासुळें गौरव व थोरवी यांनीं .मुकुटमंडित केलेला 
असा. आपल्या दृष्टीस पडतो; त्यानें देवाच्या कृपेनें सर्वा- 
करितां मरणाचा अनुभव घ्यावा म्हणून असें झाळें. १० 
ज्यासाठी सवे कांहीं आहे, व ज्याच्या द्वारें सर्व कांहीं 
आहे, त्यानें पुष्कळ पुत्रांस गौरवांत आणितांना. त्यांच्या 
तारणाचा जो कर्ता त्याला दुःख सोसण्यानें परिपूर्ण कराडे 
हँ योग्य होतें. ११ पवित्र करणारा पुरुष व पवित्र केलेले 
लोक हे सवे एकापासून आहेत; या कारणास्तव तो त्यांस 
बंधु म्हणावयास लाजत नाहीं. १२ तो म्हणतो: 

मीं आपल्या बांधवांजवळ तुझ्या नामाची 
कीर्ति वर्णीन 

लोकसभेत. तुझें स्तवन करीन, . 

१३ आणि पुनः तो म्हणतोः “ मी त्याजवर भरवसा 
ठेवीन. तसेंच “ पाहा, मी व देवाने मला दिलेलीं मुलें. ! 
१४ ज्या अर्थी “ मुलें ' एकाच रक्तमांसाचीं होतीं त्या 
अर्थी तोहि त्यांच्यासारखा रक्तामांसाचा झाला; यासाठीं कीं 
मरणावर.घनीपणा करणारा म्हणजे सैतान, याला आपल्या | 
मरणाने. नाहींसें करावें; १५ आणि जे मरणाच्या भयानें | 
आयुष्यभर दासपणानें बांघळेले त्या. सर्वास मोकळें करावें. 
१६ सर्वांस माहीत आहे कीं तो देवदूतांच्या साहाय्यास 
नव्हे तर ' अन्नाह्ममाच्या संतानाच्या साहाय्यास येतो. १७ 
याल्त्तव त्याला. सर्व प्रकारें आपल्या बंधुवगीसारखें होणें 


करण्याकरितां आपण. देवसंबंधी' गोष्टींविषयी दयाळू व 
विश्वासू मुख्य याजक व्हावे. . १८ कारण ज्या अर्थी त्यानें 
स्वतः परीक्षेचं दुःख भोगिलें त्या. अर्थी ज्यांची परीक्षा. 
होठे त्यांना साहाय्य करावयास तो समर्थ झाला आहे. 

ख्रिस्त हा मोक्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे 

१ यास्तव पवित्र बंधूंनो, स्वर्गातल्या पाचारणाचे 
३ भागीदारहो, आपण स्वीकारिलेल्या. धर्माचा प्रेषित व 

सुख्य याजक येशू याजकडे लक्ष लावा. २ तो 

आपल्या नेमणाऱ्याशीं * विश्वासू , होता; तसा “ मोशेहि 
देवाच्या सवे घराण्यांत विश्वासू होता. ' ३. जितक्यानें घर 
बांधणाऱ्याला धरापेक्षां अधिक सन्मान आहे. तितक्‍्याने 
हा मोशापेक्षां अधिक. वैभवास योग्य मोजिळेला आहे. ४ 
प्रत्येक- घर कोणीं तरी बांधिलेळें असतें; आणि सवे वस्तु 
करणारा दरेक आहे. ५. जें पुढें सांगावयाचें होतें . त्याच्या 
साक्षीसाठी “ त्याच्या सर्चे घराण्यांत मोशे हा सेवक. ह्या . 
नात्यानें विश्वासू. होता. “- ६ ख्रिस्त हा पुत्र अंसा “ त्याच्या 


घरावर होता; आपण आपल्या आशेसंबंधी. भरवसा व. 


आपला अभिमान शेवटपर्यंत दृढ राखिल्यास त्याचें तें घर 
आपण आहों. ७ यावरून, 
भाज जर तुम्ही त्याची. वाणी ऐकांल, . 
८ तर. रानांतील परीक्षेच्या दिवशीं. इत्साएली. लोकांनीं. 
चिथावणी केल्याप्रमाणे, . 
तुम्दी आपलीं मने कठीण करू नका 
९ तेथें तुमच्या वाडवडिलांनीं कसोटीस लावून . 
मला पारखलें 
आणि चाळीस वर्षे माझीं कृत्यें पाहिली. 
१० त्यामुळें .त्या पिढीला कंटाळून मी म्हणार्लो, 
हे सवेदा भ्रांत मनाचे लोक आहेत, 
ह्यांनी माझे मार्गे जाणिळे नाहींत; 
११. त्याप्रमाणें मी रागानें रापथ वाहून म्हणालो, 
हे* माझ्याबरोबर विसावा भोगावयाचे नाहींत.. 





१२ बंधुजनहो, या द्याश्रलेखांत पत्रित्र आत्म्याने म्हटल्या- 


१.सुळांत : हे माझ्या विश्रामस्थानीं निश्चर्ये यावयाचे 


नाहींत. 


२४९ 


अ० ५४१२-५१ 


हञो'कीॉकॉस पंत्र अ० झवेरे-0१ _________ ॅजौजकसप्ी अ )_______ 





_ अमार्णे जीवंत देवाला सोडून “दयावे; असें अविश्वासाचे 
दुष्ट मन तुम्दांतील कोणाचेंहि होळं नये म्हणून जपा. 

शेवटपर्यंत विश्वासाची आव्यकता य 

१३ जोपर्यत “आज ' म्हटळेला वेळ आहे तांपर्य 

एकमेकांस तुम्ही प्रतिदिवर्शी बोध करां, यांताठी की 

पापाच्या केलवणुकीने तुम्ीतील झठौण ' होऊं 


नयें: “गे ४ कारणे जरे आपथ्े' आपला (आरंभीचा भरवसा क 


ऑक्टपर्यंत ढं 'घरिला तर लिस्तामंध्ये. आपेल्याला अंश 

मांग भाहे. १५ असें म्हटळे आहेः : : '-. 
ओं जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल । 
तर विथावणींत केल्याप्रमाणे तुम्ही ओपर्ली मनें 

कठीण करूं नका. 
१६ यात सागितले ऐकून “ चिथविणारे “ते कोणे हेतिः१ 
आशाच्या हस्ते. मिसरांतून निघालेले संवेच *व्हत'- कोय £ 
१७*चाळीसं-वर्षे' तो कोणास 'केटाळला १ ज्यानी'यापं केंट 
प्रेतं संनांत पडलीं,” त्यांस नेंव्हे'कार्य ? १८ शपथ 
वहन” कोणाला म्हणाला की * तुम्दी माड्या 'बिश्रामस्थांनीं 
येणारच नाही! ! ज्यानी अंदक्वा केलीं त्यीसंच कीं नाहीं ? 
- ४९ तर अंविश्वांसांमुळें त्याच्याने ऑर्त-येषवर्े नाहीं असें 
आपल्याला दिसून येतें. 

१ यात्तंव* त्यांच्या' विश्रांमसथांनी. "येण्यांविषयींचे 
छे कवन अद्यापि देऊन ठेविछेठे* नाहे; नयोमुळें तुम्हां 
तीळ कोणीं त्याला -अैतेरल्मासारखें“किंसूं 'नये म्हणून 


धास्ती चती असा... सोंच्योसारती: आपत्यालाहि । 


सुवार्ता सांगे 





' आली' आहे, ' परंतु ऐकेळछें वर्चन त्यांस 


लाभदायक झालें नाहीं; कारण ' ऐकणाऱ्यांमेध्यें विश्वासा- | 


बरोबर त्याचें सम्मेलन शोलिं नाही 
३ त्याप्रमाणे 'मी आपल्या रागाने शपथ वॉडूंनं म्हणालो. 
ते माझ्या विश्रॉमस्थोनी येणारच नाहीत; या लेखांत 
त्यार्ने सांगितलेल्या “ विश्रांमस्थार्नी *“ आपण " जे विश्वास 
ठेविलेळे' आहों. ते ' येतो; त्यांची” ' कृत्यें जगाच्या 


- डवाने आपला शर्व इत्ये संपवून विश्रांति घेतली; ५ऐआणि 
ते माझ्या विश्रामस्थानीं येणारच नाहींत. 





असाहि हांठेख आहे. ६ कोणी तरी त्यांत यावयाला 


_ | पाहिजे होते, ते राहिळें आहे; आणि ज्यांस पूर्वी सुबाता 
*| सांगण्यांत आरी होती ते अवज्ञेमुळें त्यांत आळे नाहींत; 


७ म्हणून इतक्या काळार्नतर दाबिदाच्या द्वारें सोगितठेल्या 


: वरील लेखाप्रमाने त्यानें ' आज ” असा एक दिवसहि. 
. रविला; तो लेख असा 


आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल, : 
तर आपलीं मर्ने ककीण करू नका... 
८ यहोशवार्नै' त्यांस विसांवा दिला असतां. तर'त्मानंतर 


>: त्यानें दुसऱ्या ' दिवसाविषयीं म्हटलें नसतें. ९ यास्तव 


देबाच्या खेकांसोठी झब्बाथाचा विसावो' राहिला आहे. 
१० “जो कोणी त्याच्या विसारव्यांत आतला आहे! त्यानें 
जसा “ देवाने आपली कृत्यें संपवून विसावं घेतला ” तसा 
“आपलींहि छृंत्ये. संपवून बिसांषा घेती आहे. 


| यास्तव. त्या “ विसाव्यांत : येण्यास ? आपण होडेळ, तितक 


प्रयत्न करावा, र्‍यासाठीं'की त्यांच्या: अंवहेच्या उदाहरणा 


प्रमाणें कोणीं पतित द्दोळं नेये. :१२ देंवॉर्चे वॅचन संजीव, 


सतेज; कोंणत्याहिं दुधारी तरवारीपेक्षा तीक्ष्वजीव व॑ आत्मा, 


, सांधे व मज्जा यास भेदून आरपार जाणारे भागि मनाच्या 
' भावना व कल्पना यांचें परीक्षक*असें आहे; 70३" आणि 
त्याच्या हृटीला अदृश्य अशी कोणतीहि सृष्ट वस्तु नाहो, 


तर ज्याच्याबंरोधर*आपला संबैध भाहें त्याच्या दृष्टीला सवे 
उघ्डेवाघडे आहे.. 
येशु सवंधेष्ठ प्रमुख याजक-अहरोनाइृन श्रेष्ठ 
१४ तर भग आकाशातून पार गेरेला' देवाचा पुत्र येशू, 
ह्वा थोर प्रशुख याजक आपल्याला आहे; म्हणून आपंण जो 
स्वीकार केला तो दढ घरून राहू. १५ कारण ज्याला आपल्या 
अशक्तपणाचें दुःख होत नाहीं, असा आपला प्रमुख याजक 
नाहीं; तर तो सवे प्रकारें आपल्याप्रमार्णे पारखलेला होतो. 
तरी निष्पांपं राहिला. १६ आपल्याला दया प्राप्तं व्हावी 
आणि गरजेच्या वेळीं साहांग्य होण्यासाठीं कृपा. मिळावी, 


म्हणून आपण घैयोनें कृपेच्या राजासनांजवळ आळे 


: १ प्रत्येक प्रमुख याजक मनुंष्यॉपेकी घेतलेळा 
व्र असल्यामुळें देवविषयक गोष्टींबाबत तो मनुष्योंकरितां 
नेमिळेला असंतो, यासाठीं कीं त्यानें पापाबद्दल दाने 


२५० 


इत्री लोकांस पत्र 


च यहपकछय अर्पावे: २ अज्ञानी व बंहकणारे यांच्याबरोबर 
तो सौभ्यतेने वागणारा असतो, कारण तोहि स्वतः अशक्त 
पणाने व्यास आहे; ३.आणि. या अशक्तपणासुळें त्याने 
जसें. लोकांसाठी तसे. स्वतःसाठींहि पापाबद्दल. अर्पण केळे 
याक ४-ही पदवी कोणी आपण होऊन घेत नाहीं, तर 
अहरोनाप्रमाणें देवाने ज्याला पाचारण केळे आहे त्याला 
मिळते. ५ तदनुसार ख्िस्तानेंदि. प्रमुख 'याजक होण्यासाठीं 
आपणा स्वत:ला-: औौरविळें नाही; तर. . ज्यानें. त्याला 


आज मीं तुला जन्म दिला आहे 
क लाक गोरविळें. ६ त्याप्रमाणें दुसऱ्या ठिकाणींहि. तो 


मल्कीसदेकांच्या संप्रदायाप्रमाणें 
तूं.थुगानुयुंग याजक आहेस. ौ 
"अः त्यानें आपल्या देहावस्थेच्या दिवसांत, स्वर्तःला 
मरणापासून तारावयास जो” शक्तिसान्‌. त्याजबळ मोठ्या 
आकोशानें ब॑ अश्रु माळीत प्रार्थना व विनवणी केली, आणि 
ती.'त्याच्य़ा सुभक्तीमुळें ऐकण्यांत आली; ८: तो पुन्न 
असतांहि त्याने अं दु:ख. सोदिळें तेणेंकरून तो-आज्ञांकित. 
यणा शिकला; ९ आणि सिद्ध होऊन'तोःआपल्या' आज्ञेत 
राहणाऱ्या सर्वांचा : युमानुयुगाचा लारणकर्ता. झांछा.' 3० 
स्त्याळा “ मलकीसदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणें.? प्रमुख-यांजक 
असें नांव देवाकडून देण्यांत आलें न 
खऱ्या खिस्तशिष्याच्या मार्गोने मरमति 
करण्याची आवत््यकंता  * -: 
*-११-यांविषयीं आम्हांस पुष्कळ सांगावयाचें आहे, ते 


तुम्दांस समजवून सांगणें कठीण आहे, कारण तुम्ही ऐकण्या- 
विषयीं मंद. झालां आहां. १२ जे तुम्ही इतक्या काळांत : 


शिक्षक होण्यास पाहिजे होतां त्या तुम्दांस॑ देवाच्या - वचं- 
नॉर्थी-मूळाक्षररे पुनः कोणीं .तरी शिकवावी यांची 'गरंज 
आहे, आणि ज्यांस जड अन्न सोसत नाहीं, दूधच पाहिजे, 
असे तुम्ही झालां “आहां. १३ दुघावर राहणारा नीति- 


मत्त्वाच्या वचनाविषयीं अपरिचित असतो; कारण तों बाळक । . 
- आहे. १४ ज्यांच्या इंद्रियांस वहिवाठीनें पथ्यापथ्य सम- 





अ» ५७१९१३ 


जण्याचा अभ्यास झाला आहे. अशा प्रोढ: मनुष्यांसाठी 
जद्ाभ्न 





१ -यकततव.आपण ख्रिस्तावित्रयींच्या: मूळारंमींच्यां 

द्‌ योषटी सोडून शौढतेप्रत जाण्याचा. नेटाने :. प्रयत्न करू; 
कर्मांचा पश्चात्ताप, देवावरचा. विश्वास, :२ 

आणि बासिस्म्यांचें,.. हात: वर ठेवण्याचे, .मृतांच्या पुनरु- 
त्यानाचें व-सावेक्ाळिक न्यायाचे शिक्षण, हा पाया आपण 
पुनः घालूं नये. ३ देव होळ देईेळ तर हें. आपण करूं, ४ 
कारण जे एकदां बरकाशित झाले, ज्यांनीं स्वर्गीय -दानाची 


। रुचि घेतली, 'जे.. पवित्र आत्म्याचे... वांटेकरी ; झाे, .५ 


आणि. ज्यांनीं देवाच्या खुवचनाची .व येणाऱ्या युगाच्या 
सामथ्यांची रुचि घेतळी, ६: ते. जर:प्रतित झाळे तर-त्यांस . 
पश्चात्ताप: होईल; असें पुनः . नवीन-करणें अशक्य आहे; हे 
त्यांचें.पतन- म्हणजे: त्यांनीं देवाच्या पुत्राला नव्याने -वघ- 


। स्तेभावर खिळणें-ब. त्याचा उघड अपमान करणें असें आहे. 


७ कारण जी. ' भूमि ? आपणावर वारंवार पडलेला प्राऊत 
पिऊन आपली लागवड. करणाऱ्यांस उपयोगी. अज्ली 
“हिरवळ ' उपजविते; तिला देवाचा..आज्षीबोद मिळतो; ८ 
आणि जी भूमि “कांटेझार्डे व. कुसळें. उपजविते,' ती 
टाकाऊ व शापित होण्याच्या लागास आलेली झाडे; तिचा 
शेवट जळणें ह्या आहे. 

- .९ जरी आम्ही असें बोखतों तरी, प्रिय बंधूंनो, तुमची 
स्थिति ह्यापेक्षा चांगली ब तारणाकडे नेषारी आहे असा 
आम्हांस तुम्हांत्रिषयीं : भस्वसा ':आहे, १० कारण तुमचें 
कार्य आणि तुम्हीं प्रविश्न जनांची केळेली :व. करीत अस- 


: 4 ळेली सेवो; यावरून जीं प्रीति तुम्हीं त्याच्या नामावर 


दाखविली तीहि देवाने विसरावी असा ततो अन्यायी नाहीं; 
११ आमची अशी उत्कंठा आहेः कीं. तुम्दांपेकी प्रत्येकाने 
आशे'ची पूर्ण खातरी कलूत घेण्यासाठी तशीच आत्या 
शेवटपर्यंत:बाळगावी; १२ म्हणजे तुम्ही आळशी होणार 
नाहीं, तर जे विश्वासाने व धीराने वचनांची फळें वारशानें 
उंपभोगणारे. होतात त्यांचे अललुकारी व्हा, ग, 
देवाच्या बचनांनीं आहेस स्फूर्ति येते 

१३ देवाने: -अब्राह्ममाल्य कवन दिलें, तेव्हां त्याला 
शपथ वाहण्यास स्वतःपेक्षा कोणी. मोठा नसल्यामुळें, त्याने 


२०५१ 


अण ६५१ ३-७९१ 


- लये सय ता कडचे 172 डत मश. | आणि ज्याला कवने. मिळाठी होती त्यात “आशीवाद म्हटलें की १४८मी तुला आशी. 
वाद देईनच देईन, व तुझें संतान वाढवीनच वाढवीन. 

१५ त्यानें धीराने: वाटे पाहिली" म्हणून त्याला ह्याप्रमाणें 
वचंनार्चे ' फळ प्राप्त झाळे; १६ - मनुष्ये आपणांपेक्षा 
मोठ्याची शपथ वाहतात; आणि आपटे स्थापित करण्या: 
साठी शपथ. ही त्यांच्यामध्यें. सवे. वांदांचा शेंबट आहे. 
१७ यास्तव आपल्या संकल्पाची निर्विकारता वचनाच्या 
वंतनदारांस विशेष दाखवावी. या इच्छेने देव शपथेच्या 
द्वारें मध्यें आला, १८ यासाठी कीं ज्यांनिषयीं खोटें बोलणें 
देवाला ' अशक्य आहे. अर्शी दोन. निर्विकार गोष्टींनी 
आपल्याला चांगळें उत्तेजन यावें; ते. आपण, स्वतःपुढे 
धावलो. १९ ती आहा आपल्याला जिवाचा. नांगर आहे. 
लो अचल, बळकट व * पडद्याच्या आंतल्या त्यळीं पोहंच- 





णोरा ! असा आहे; २० ' तेर्थे मलकीसदेकाच्या संगभ्रदायो- 


भ्रमाणें युगानुगाचा प्रमुख 'यांजक झालेला येशू अभ्रगामी 
अंसा आपल्यांकरिता आंत गेला आहे... 


५७ परात्पर देवाचा याजक होता; अद्राहामे राजांस मारून: 
परत आला तेव्हां त्यानें सामोरे जाऊन त्याला आशी- 
वोद दिलो. २ व त्याला“ अत्रहामारने सवे लेंटीचा दशमांश 
दिला;” तो आपल्यां नांवाच्या अथोप्रनाणें एक, तर- नीति- 
मत्त्वाचा रांजा आणि दुसरा '“ झोलेमाचो राजा ' म्हणजे 
शांतीचा राजा होता; ३ त्याचा बाप, आई, वंशावळ, 
, जन्मदिवस व आयुष्याचा सेवट हीं ( सांगितली ) नाहींत. 
: या.गोष्टींनीं जो देवाच्या :धुत्रासारखाःझालेला तो . सलत 
राहणारा “ याजक? भंसाः ठरतो. 
४ तर'-आतां : कुल्ाधिपति..“ अब्राहाम ' यार्ने -ज्याळा 
- छटॉकील' उत्तम वस्कंचा “ दशमांदा दिता? तो केवढा मोठा 
: असावा हें. पाहा: ७ लेबीच्या संतानांपैकी न्याला यराजकप्य 
: _ मिळतें त्यांस लोकांपासून, म्दणजे अब्राहामाच्या. पोटीं जन्म 
घेतलेल्या आपल्या. बंधुव्गापासून;, नियमशात्राप्रमार्णे दश- 


मांद घेण्याची आज्ञा आहे; ६ परंतु. ज्यांचा. वंश त्या |. 


लोकांपासून नव्हता त्यानें अब्राहममापासून दशमांश घेतला 





हजी लोकांस पत्र 


आणि ज्याला ववर्ने- मिळाली होतीं त्याला “ आश्षीर्वाद 


-। दिला. ? ७ श्रेष्ठाकहून कनिष्ठाला आशीवाद मिळतो हें 
< निर्विवाद आहे. 2 इकडे पाहतां मर्त्य मनुष्यांला 'ददामांश 


मिळतात, परंतु तिकडे, जीवंत राहणारा आहे. अशी 
ज्याविषयी साक्ष आहे, त्याला मिळाले; ९ आणि दशमांश 
घेणारा छेवी यानेंहि अन्नाहामाच्या द्वारें दशमांश दिलेच 
असें म्हणतां येईल. १० कारण “ त्याच्या बापाला मलकी- 
सदेक भेटला ? त्या वेळेस तो त्याच्या पोटीं होता. 

११ यावरून ज्याच्या संबंधांत लोकांस नियमशास्त्र 
प्राप्त झालें त्या ठेवीय याजकपणानें पूर्णता झाली असती 
तर मलकीसदेकाच्या संप्रदायाच्या दुसऱ्या “याजकाचा 
उद्भव न्हावा.व त्यानें अहरोनाच्या संप्रदायाप्रमाणे म्हटलेले 
नसावें याचें काय अगत्य राहिलें असते £ १२ याजकपण 
पालटले म्हणजे नियमशासत्रहि अवश्य पालटते. १२ ज्याच्या- 
विषयीं हे वचन सांगितलें तो, ज्या वंशांतल्या कोणीहि 
वेदीजवळ काम . केळें नव्ह्ते, अझा. दुसर्‍या -वंशांतला 
आहे. १४ कारण आपला प्रभु यहूदापासून उत्पन्न झाल! 
हें उघड आहे; . त्या वंशांतील याजकपणासंबंधारने मोझार्ले 
कांहीं सांगितठें नाही; १५, १६ आणि दैहिक आहेच्या. 
नियमाने नव्हे तर अक्षय्य जीवनाच्या सामर्थ्योने झालेला 
असा मलक्रीसदेकासारखा दुसरा. याजक' झाला, यावरून 
आम्ही सांगितळें ते अधिकच स्पष्ट होते. १७ त्याजविषयीं 
अल्ली साक्ष आहे: ी 

तूं मलकीसदेकाच्या संप्रदायाप्रमार्णे 

युयानुयुग्र याजक आहेस. 
१८ पूर्वीची आज्ञा: कमजोर व निर्पयोगी असल्यामुळें 
तिचा:लोप झाला आहे, १९ (कारण नियमशात्रार्ने कंशा- 
चीहि पूर्णेता झाली नाहीं,) आणि अधिक: चांगल्या. 
आशेची स्थापना झाली आहे; त्या आशेच्या द्वारें आपण 
द्वेवाजबळ :जातों;- २० ज्यापेक्षां तो शप्थेवांचून याजक 
झाला नाहीं, २१:६.ते तर. रापथेवांचून याजक झालिळे 
आहेत; रॉ... : 
तूं युगनुयुग याजक आहेस अक्ी रापथ 

परमेश्वराने. वाहिली 


आणि ती. तो बदलणार नाहीं, 


२५२ 


इज्री लोकांस प्रन्न 


अ० ७२१-९२९ 





अर्चेज्यासे-स्कजविषद्धी;सांगितलें त्याच्य़ा. त्या-शपयेनें । त्येक्षा- तितर्की. अधिक श्रेष्ठ सेवा त्यास मिळाली. आहे, 
झ!वाजक:-झालां. 1). २२., त्यापेक्षां. तो अधिक्र चांगल्या । 9-कास्म-- तो पहिला करार . निर्दोष. असता, . तर्‌. दुसऱ्या 
चाहतहुना :जामीसत्छाल आहे. २३ त्यांना चेहमी.. टिकून । करिता ठिकाण सोघण्यांत. आळें-नसतें.. ८. दोकांस दोष 
साहत्यात, स्त्कूचाः:अगचळा असल्यामुळें पुष्कळ याजक | लवून तो म्हणतो 


होन सेळे- २४. प्रण हा./युम्रानुयुग' राहणास असल्यामुळें 
जावे: वाजकपण:,अढळ :भाहे.. २५ -ह्यामुळे-याच्या द्वारे 
देवज़्रबळ आणाऱ्यांस हा . प्रणपणें 'तारण्यास॑: संमर्थ आदे; 
कारण... त्यांच्यासाठी मध्यस्थी::.. करण्यास:,:हा :.. सर्वदा 
जीवंत:आहे. 





३६०-शसाच प्रमुख: याजक आपल्याल्य असणें: योग्य । .. 


होतें तो. पवित्र, सात्विक, निर्मळ, पापी: जनांप्रासून वेगळा 
हृ आकाझाहून-उंच करण्यांत आळेळा असा आहे... २७ त्याला 
त्या प्रमुख याजकांप्रमार्णे,पहिल्माने स्वत:च्या. फ़फठांसाठी, मग्र 
ह्लोकांच्या . पापांसाठी, - प्रतिदिवरशीं, यज्ञ- क्रण्माचें.भमत्म़ 
नाहीं; कारण त्यानें स्वतःला अर्पिल्याभें- ते अर्पण, एकदाच 
कून .ठेविळें आहे...२८ नियमझाळ दुर्बळ अशा. मदुष्स़ांस 
प्रमुख: याजक .नेसिते; पश , नियमशातत्रानंतरकतमा शपचेच्ें 
वचन 'युगानुयुग? परिपूर्ण केलेल्या 'पुत्राला* नेमितें 

यहद्यांच्या .याककंपणाहन खिस्स्ताचे कौजकपण 


"३7 "५ आमच्या-; सांगण्याचा: सारांश: हा::असडे . की 
<८. त्वर्गामध्यें राजाधियज जो. हेर त्याच्या सजञासत्नाच्या 

उजवीकडे बसलेला > असा प्रसुल याजक आप्रल्याला 
आहे. २.तो पवित्रस्षानाचा व मतुष्याने नव्हे तर प्रभूने 
घातढेल्या खऱ्या . संडपाचा * सेवक आहे. ३. प्रत्येक: प्रमुख 
याजक. दाने व यज्षपछ्च . ही _अपांबयास नेसमिळेला असतो, 
यास्तव त्याजवळहि. अर्पिण्यास. कांहीं तरी.. असणें अगत्य 
आहे. ४ तो जर एथ्वीवर असता तर याजकच नसता. 
कारण निय्रमशास्त्राप्रमाणे : दाने अर्पिणारे याजक आहित. 
५ ते स्वर्गाय वस्तूंची प्रतिमा व छाया यांची सेवा. करि 
तात; त्याप्रमाणे मोशेहि मंडप करणार होता, तेव्हां त्याला 
हेरी आदेशा मिळाला; त्यांत;-पवेतावर तुला दाखविलेल्या 
नसुन्याप्रमाणे सर्वे वस्तु बनविण्याची सावधगिरी ठेव, असें 
तो.जदणतो. : ६ आतां ज्यह्येक्षां भधिक-चांगल्या वचनांनी 


फूत्सेश्वर म्हणतो, पाहा, असे दिवस येत आहेत की 

त्यांत -इल्ञाएलाचें :असंणें :च::मंहूदाचें घराणें. यांच्या- 
बरोबर मी:नवा करार क्लीन 

९ मी.त्यांच्या पूर्वजांच्या हात :थरून त्यांस मिसर. वेद्या- 


'भागि:मीं त्यांची उपेक्षा. केली, असें प्रमु म्हणतो. 
१०.तर: परमेश्वर म्हणलो, त्या :दिवसांनंतर इस्लांएला- 
स्या, घरुण्याशी. जो करार. मी. करीन तो. हा; 
मी. आपले. नियमन त्यांच्या..अंतरयोमीं. ठेवीन 
आणि ते त्यांच्या: हृदयपठांवर लिहीन, 
/कषाणि मी त्यांनाःदेव असा-होहेन,  :... 
आणि ते मल्--नांशे. लोक:असे हेतीस; 
वगरे शन्हां धज 
- अृत्येक-जण :भापल्या -प्राक्बबंधूस, 
प्रत्येक जग आपल्या :जुंबूल, 
-.परमेसरार सोळखा; अता बोध: करणार माही; 
कारण त्यांतीळ लहानापासून ोरापर्यंत, 
: ले.मवे-मठा खोळलतील; 
१२ काहुम त्यांतीन्ह अंधर्मानिषयी कसाशझीळ- होईन; :. 
आणि..त्यांचीं-प्रापें सी. यापुढे स्मरणार नाही, - 
१३ त्यानें नवा.” . असें 'म्दरल्याने . पहिल्याला जुने 
केलें. आहे; आणि जें जुने ब. जीण होत आहे तें 
नाहींसें होण्याच्या. लागास आळें...आहे. व 
जुने पघित्रस्थान हि पलिसर पाता दर्शक 


१. घहिल्या- करारांतहि.. उपासनेचे विधि . होते 
९१ अ पविश्ञस्थान. होते; पण तें पार्थिव होतें. ₹ कारण 
पहिल्म:मैंडप तयार: केलेला. होता. त्यांत दिगव्या*चें 





स्वापिलेल्या, अधिक "चांभल्या कराराचा!मध्यस्थ. तो जद, । झोड, मेज वःसेमर्पित भाकरीः होत्या; त्याछा प्रस्थान 
२५३ 


अ ९३४२-२८ 


डूब्री लोकांस पत्र 


मयळयाराचळकाामथकस्क 





म्हटडे आहे; .३ आणि दुसर्‍या पंडयाच्या' पलीकडेंपरंमेः | तो यावकरिता  नंव्या. करोराचा . मेध्यस्थ आहे. की 


पविश्रस्थान म्दटेळेला मंडय होता; ४ त्यांत सोन्याचें धुपा 
टर्णे व सोन्याने सभोवती  मढविलेलां करॉराचा कोशें 
होता; या कोशांत मान्ना ठेवलेळें सुवर्णषोत्रं; कळ्या 
आलेली ' अहरोनांची : काठी, . चे. करारांच्या पार्या हीं 
होंती;. ५ आणि त्याच्यावर 'मौरवशाली केशेंबीमे . दुया- 
सनावर छाया करीत होते; योविषयी* आतां. पव्स्तिर 
सांगण्याचे प्रयोजन नाहीं. ई या. वस्तूंची-अशी 5. *स्था 
केलेठी असतां याजक उपासना करण्यास : “पहिल्या 
मंडेगीत नित्य जात अंसतात; ७ दुसत्यांत 'पझुले याजक 
मात्र वर्षांतून “एकदां स्वतःबईठ “व लोकाच्या अज्ञानाने 
झालेल्या 'पापांबहदल-जें रक्ते. अपेण. केरागेयारचे' तें घेऊन 
जोतो,'.त्याबोचून नौरही. :&: तेणेकरून * पंवित्र 
"आत्मा दरवितो. की जॉपयेत. पहिला मंडप: उर्भा” आहे. 
तोंपर्यंत :"पेरमपवित्रस्थानाची वाट. प्रकरेः होत. नाही, 
९ तो. मंडप -वतैमानकाळी दृष्टांतरू्प आहे; त्याच्या 
: ' उयवल्थेप्रमा्णे उपासकाया विवेकंनांवे पूर्ण - $रादयास 
समर्थ नाहींत . अशी दार्ते”च ' येहंपश्यु अर्पण <करण्यांत 
येतात; १० खाणें, पिणे, नानां प्रकारची क्षाललें भ्रांसुद्धां 
“तो अर्पणे, केवळ“दैहिक' विधि “असे. 'होते,. तें पुघा- 
रणुकीच्या काळापर्यंत -शॉंधून!- विळे: होते 

ख्िस्थाने केलेल्या स्थापणांच्या ठायी असलेलं 

शुदिकारक 


११ ल्िस्त हा भावी यींनेल्मी “शोडीसंबंधी प्रमुख 
याजक असा.' येळन, - होतांनी“ केळे नाही, म्हणजे 
-. या सृ्शीतळा नाही-अझा:अधिक मोठया बे पूर्ण -मंडपांतून, 
“वैर आणि' बकरे व<-भोऱ्हे यांचें रक्तनंव्हे, तर आपटे 
रंक - घेऊन 'एकदाच-परमंपवित्रंस्थानांत गेंा, आणि त्याने 
सावेकालिक सुक्ति मिळविली. १३ कारण बअकर्‍्यांचें. व 
.राख हीं जर देहाची : झदधि होईल असें पवित्र 
करितात, १४' तर 'सावेकालिक आत्म्याच्या योगें ज्यानें 
निष्कलंक अशा स्वतःस देवाळा अर्पण केलें त्या श्िस्ताचे रक 
हुंमचा . विघेकभाव जीवंत. देवाच्या : सेवेसाठी निर्जीव 
कमांपासून किती विदोषेंकरून :छदः करील १ १५ आणि 


र्घ्ड 


पहिला. केरार* वाळू असतां: जीं. उद्ंघने झालीं, 
त्यांपासून : मुक्ति: होण्यासाठी भरण झाल्यानें, सावैकालिक 
वारशाचे बचन पाचारण झालेल्यांस : मिळावे. १६ कारण 
जेथे. सत्वुपत्र आहि. तेथें. सत्युपत्नकत्मांचा' सत्यु सिद्ध 
होणें -अवश्य - आहे.” - १३: मृत्यु. झाल्यावर सत्युपंत्र 
अमलांत : येतें; कारण र्त्युपत्रकंता जीर्वत॑* आहे. तोंपर्यंत 
तें कृषी चालांवर्याचें नाहीं. १८ यास्तव पंहिल्या करा- 
राचौहि स्थापना रक्तावांचून झाली नाहीं. १९ मोशाने 
नियेमशााप्रमाणे - सर्व: आज्ञा सर्व 'जोकांस सांगितल्यावर, 
पोणी, किरसिजी लोकर व. एजोब योंसह “गोऱछयॉर्चे व 


. बकऱ्यांचें रक्त घेऊन पुस्तंकावर व संव लोकांदेरहिं सिंचन 


करीत  म्हटलेंः::२० * जो करार देवाने आज्ञा करून 
तुम्दांसाठी दिला त्याचें हॅ. रक्त आहे; ' २१ आणि त्यानें 
तसेंच मंडप ब सेवेची सर्व पात्रे यांवर रक्त शिंपडिलें. २२ 
मिबमशास्राप्रमाणें रक्ताने सवे शद्ध होतात, भाणि रक्तपातीः 
बॉ'चून ' पापमोचन होत नाहीं, असें म्हटळें असतां 


ख्िस्तांच्था. स्वार्पणाचे अनस्यत्व 
२३ याप्रमाणे स्वगांतीछ वत्तूचे नमुने अशाने द 


होणें अवश्य होतें; : त्वत:.. स्वर्गीय वस्तु तर यांहून 


चांगल्या यक्षांनीं शुद्ध - होणें अवश्य होते. २४ खऱ्या 
गोष्टीच्या. नमुन्यासारखें हातांनी केळेळें पवित्रस्यान 
यांत लिस्त गेंला नाही, तर मापल्यासाठी देवोसन्सुख 
उभा. राहण्यास स्वर्गात. गेला; २५ आणि जसा प्रमुख 
योजक प्रतिवर्षी दुसऱ्योर्थे रक्त घेऊन परमपवित्र- 
स्थानांत जातो, तसा तो'. स्वतःला वारंवार अपेण 
करावयास गेला नाही; २६ तो गेला असता तर 
जगाच्या स्थापनेपासून त्याला वारंवार दुःख सोपतावें 
लागलें असते; पण तो युगांच्या समाप्तीस स्वतःच्या 
यज्ञाने थार्पे. नाहींतशीं करण्यासाठी. एकदाच प्रकट पाला 
आहे> २७ ज्या अर्थी मनुष्यांस एकदाच मंरणे, व 
त्यानंतर न्याय होणें नेथून ठेविलें आहे, ९८ त्याअर्थी 
ज्लिस्त * बहुतांची पापें. स्वत:वर घेण्यास * एकदाच 
आपिंडा गेला; आणि जे त्याची वाट पाहतात त्यांस 


छो दोगांप्र बत् 


अभ०९४२८-१०१९८ 





लारपाी प्रॉपत्रिरहित असा दुसऱ्याने दिसेल, 
खिश्वाचाआस्मयश मोशानं लावून दिलेले 
यशमार्ग रद्द करतो 
- “ . लर मग ज्या भावी चांगल्या. गोष्टी 
६ ७ :आहेत. त्यांची छाया नियमशाक्षांत आहे, 


: . गोष्टींचे वास्तविक स्वरूप ह्यांत नाहीं; म्हणून 
देवाजवळ येणाऱ्यास प्रतिवर्षी निरंतर आरपिठेल्या त्याच _ 
यज्ञांनीं पूर्ण करण्यास. तें कधीहि समर्थ असत नाहीं. २ | 


ते समर्थ असतें तर : एकदा. झुद्ध झोळेल्या उपासकांस 


यापुढें पापभाव.:संसल्यानें ते. यज्ञ करणें बंद झालें: नसतें | 


काय. ? ३ परंतु ते. यज्ञ वर्षानुवर्षे पापांची. आठवण देतात. 
४ कारण बेलांचें. व बकऱ्यांचें. रक्त ह्याच्या योगें पार्पे दूर्‌ 
व्हावी . हे. अशक्‍य आहे. . ५. यास्तव तो जगांत येतेवेळेस 
म्हणाला, . ँ - शं 
यज्ञपद्च ष अन्नार्पण यांची तुला इच्छा नाहीं, 
तूं माझ्यासाठी शरीर. तयार केलें आहे;. 
६ होभांनीं ब॒.पापाबद्दलच्या. अर्पणांनीं तुला संतोष 
झाला नाहीं 
७- यावरून मी म्हणालो, पाद्य, हे देवा, . 
प्थपटांत- मजविषयीं लिहून ठेविळें आहे, 
तुह्या इच्छेप्रमाणे करावगासाठीं मी.आलों आहें. 
- ...८ वर उल्लेखिल्याप्रमाणें आरंभीं तो म्हुणाला, 'यज्ञपट्ठ, 
अन्नापेणे, होम व... परापाबददळची अर्पणे,- यांची इच्छा 
तुला .नाहीं, ..व त्यांत. तुला .संतोष नाहीं;  ( निमय: 
झाख्ाप्रमाणे. जीं अरपिण्यांत. येतात तीं. ही; ) ९ आणि 
मग. म्हणाला, “ पाहा, मी तुझ्य़ा इच्छेप्रमाणे करावयास 
झालों :आहें. ' यांत दुसरें स्थापण्यास तो पहिलें नाहींसें 
करितो, १०.त्या “ इच्छेने ' आपण. येव. लिल्ताच्या 
“ झरीराच्या ? एकदाच .झाळेल्या. “ अपेणाच्या * द्वारें 
पवित्र- केलेले. आहों. ११ प्रत्येक याजक- प्रतिदिवशी 
सेवा करीत आणि जे यज्ञ पापे दूर करावयाला कदापि 


कमत ताका कळ तसाने वित ० तोक वादे हत भल सन तोंबर्गरत : वाट . पाहत आहे. 


<१. पत्रित्र: * होणा ष्य 
त्यानें-एका अपणानें -सर्वेकाळचें पूर्ण केळे. माहे; . 4१ 
पवित्र-आत्माहि आपल्याला साक्ष देतो, ती. अशी:-. . 


॥ १६ परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसांनंतर जो कंरार--मी 
'त्यांबरोबर करीन तो हा मक 


मी आपले नियम. त्यांच्या अंतयासीं ठेवीन. 
भाणि ते त्यांच्या हृदयपटांवर लिहीन: 
१७ :असें म्हटल्यावर तो म्हणतो, यह. 
आणि त्यांचीं पार्पें व त्यांचे अधर्म. :. 
मी यापुढें त्मरणार- नाहीं. 
१८.. तर.मरय- जेथें. त्यांची क्षमा . झाली. तेथे पापाबद्दल 


अपण: 
उष्तेजन घ इशारा 
१९,२० बंधुजनहो, त्याने पढद्यांतून . म्हणजे : स्वदे- 
हांतून जो नवीन व जीवनयुक्त मागे आपल्यासाठी स्थापित 


। केला. त्या मागोने, परमपवित्रस्थानांत येशःच्या रचद्वारें 


प्रवेश. करण्याचें. आपल्याा घैर्य आहे; २१ आणि 
आपल्याकरितां.' देवाच्या. .घराबर एक थोर याजक आहे; 
२२ म्हणून आपलीं हृदये सिंचित. झाल्यानें दुष्ट विवेक- 
भावनेपासून सुक्त झाळेळे व निर्मळ. पाण्यानें शरीर 


। धुतलेळे असे. आपण सऱ्या अंतःकरणाने. व विश्वासाच्या 


पूर्ण खातरीनें जवळ यावें.. २२. .आपल्या. आशेची कबुली 
अढळ राखावी; कारण ज्यानें .क्चन दिलें तो. विश्वस- 
नीय आहे; २४ आणि प्रीति व सत्कमे करावयास उत्तेजन 
येडल असें एकमेकांकडे लक्ष. द्यावे. २५ आपण. कित्ये 
कांच्या चालीप्रमाणें. आपलें. एकत्र. मिळणे सोहं नये, तर 
एकमेकांस बोध करावा; .भाणिं तो. दिवस जवळ येत 
आहे हें. तुम्ही. पाइतां, म्हणून विशेषेकरून. करावा. 

२६ कारण सत्याचे ज्ञान, मिळाल्यावर. आपण जाणून: 
बुजून पाप केळें तर पापांबद्दळ यापुढें यज्ञ व्हावयाचा . 
राहिला बशी २७--न्याय होण्याची भयंकर अक्षी 


समर्थ नाहींत. तेच , ते. वारंवार करीत.: उभ्रा "झसतो; :|.मागेप्तीक्षा, रकती 


१२ परंतु हा. पापांबद्दल सार्वकालिक असा एकच यज्ञ । 


: अपूंन * देवाच्या उजवीकडे बतला . आहेः.) ..१ ३. भाणि 
तेब्हांमासून .* आपळे..वैरी आपलें : पादासन. होत 






कायतीं राहतात. 


२८५ 


अ० -६०५२९८-११४१३ 


बबन ळत तरे... . “हती लोकात वज... 1...“ 3. अशी लोकस पेत्र 





होतो; ”- २९ तर ज्यानें देवाच्या पुत्राला पायाखाली 
तुडविळे;' जेणॅकल्न तो श्वतः पवित्र 'शाला>होता ते 
कराराचे रक्त ?: अपवित्र 'मानिलें, आणि * कृपेच्या 
आल्याचा  अपमांनं केला तो किती अधिक कठोण 


दंडास पात्र ठरेल म्हणून तुम्हांस. वाटतें £ २० “ सँड 
घेणें मजकडे- आहे, गी फेड करीन ” असें ज्याने म्हटलें 
ब पुनः, “ प्रमु आपल्या. ठोकांचा न्याय करील, ” असें 
म्हटळें तो. आपल्याला : मोहीत आहे. “३१ -संदाजीवी 
देवाच्या हाती सांपडणे- हे* भयंकर. आहे. ग 
चैर्य सोहं नये म्हणून बोच 
३२ तुम्ही पूर्वकाळचे दिवस आठवा; त्यांमध्ये तुम्हांस 
प्रकाशन मिळाल्यावर तुम्हीं दुःखाबरोबर फार धौरानें झोंबी 
चालविली; ३२ कधीं निंदा व“ संकटे सोसल्यानें तुम्ही 
'ोंकांस' तमाशा: झाला; केंधी अक्षी: देशा. झंलिल्या 
"हॉकीचे  विभांगी झालं; २४ म्हणजे बंदिंवानांबरोबर 
'ठल्शी. संमदुःली झाला: भागि आपली स्वतःची अधिक 
आहें. असें समजून तुम्ही आपल्या मार्ठमेतिची हानि 
आर्नद्षने स्वीकारी. २५ यास्तव आपले धैर्य . सोडू 
नका, 'त्यापांसून मोठें प्रतिफळ आहे. २६ तुम्हास 
जोधा आहे, यासाठी ' की तुम्ही देवाच्या 
वागून वयनंफळ प्रास कलूने “घ्यावें. 
*१७. कारण अगदीं थोडा वेळं राहिला आहे; 
जो येणार ती येईल, उद्षर' करणार नाही. 








पुरष विश्वासाने वॉर्चेठ, 
तो जर माषार येईल, तर त्याजविषयी. माझ्या 
"जिवाला संतोष बॉटेगीर क गी क 





हे. २. माविषेयी वडील नांघाजळेळे हेते. 
3 कवन पास कळ्त. हा बडया शब्दाने 


२५६ 


विश्वरचना झांठी, अक्षी की जें किंसते : ते छयं वस्तू: 
पासून: झाळिं नाहीं. : ४ हाबेठार्ने काहनापेक्षां 'वॉमेरां यज्ञ 
विश्वासाने देवाल्ञ आर्पिला, तेणेंकरून ती नीतिमान आहे. 
अशी त्याजंविषयीं साक्ष झाली, ती “ दानप्रसंगी देवाने! 


- दिली; आणि तो. मेला असतांहि त्या विश्वासाच्या द्वारें 


अद्यापि. बोलतो. ५ मरणानुभरव येऊं नयें म्हंगून विश्वा 
सानें इनोंखाला लोकांतंरी नेण्यांत आले; “तो सांपडला 
माही; कारण. त्याला. देवाने लोकांतरी . नेलें; *, लोकांतर 
होण्यापूर्वी त्यांबिषयीं साव्तः झाली. 'की,. “ तो देवाला 
संतोषवीत  अंसे; ” ” ६- आणि * किश्वासावांचून त्याला 
संतोषविणें अशक्य आहे; कारण देवाजबळ जागार्‍्यानें 
असा विश्वास घरिला पाहिजे की तो. आहे, आणि त्याजकडे 
घाव घेणार्‍यांला तो प्रतिफळ देणारा होतो. ७ जें आज" 
पर्यंत पाहण्यांत आलें नव्हतें त्याविषयी शेश्वरी संदेश 
नोहारने ऐकला आणि भक्तिभावे धरून आपल्या पराच्या 
तारणासाठी किघासाने तारू तयार केलें; त्मा करिचवासाच्या 
द्वारे त्यानें अग दोषी ठरविलें, आणि 'विश्वासानें जें 
नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला... ८ "अब्राहामाला 
पाचारण झाल्यावर जें ठिकाण त्याला वतन असें मिळणार 
होतें त्यांत “ निघून जाण्यास ” तो विश्वासाने मान्य झाला 
आणि आपण कोठें जातो हे ठाऊक नसतांहि तो निघून 
गेळा. ९. विश्वासाने तो ' वचमाच्या देशांत परदेद्यांत 


क मची नीळ पिह ितुणेण 


पाहत होता. ११ विश्वासाने सारें देखील, ती काळांच्या 
| मैयोदेपेठीकडे' 


अर्सताहि, वंशस्थापनेची शक्ति मिळली, 


। कारण तिने वचन देणाऱ्यास विश्वसनीय मानिलें. १२ त्मा- 


मुळें एकापासून, आणि तोहि निर्जीव झोळेला अंशापांसून, 
संख्येने “ ओकांशातल्या दाऱ्यांसारखी, वे समुद्रेकाठावरील 


१३ हे सर्व विधास घरून. मेळे: त्यासि वैचनफंळे 
मिळाली नव्ह्ती. तर त्यानी ती दुरून पाहिली व त्यांचें 
वंदैर्न केळे, आणि 'ऑपॅण “ एथ्वींवरे परके वे: प्रवोखी 


इत्री लोकांस पत्र, 


अ« ११:१३-१२:२ 





आहों असें बोळून दाखविलें. १४ असें म्हणणारे आपण 
स्वतःच्या . देशाचा शोध करीत आहों. असें दाखवितात. 
१५. ज्या. देशांतून. ते निघाले त्या . देशाला उद्देशून हें 
म्हॅणर्ये असतें. तर त्यांस परत जाण्यास प्रसंग :.होता; 
१६ पण ते अधिक चांगल्या देशाची : म्हणजे . स्वर्गीय 
देशाची. उत्कंठा. धरितात; यामुळें . देवाला:-त्यांची लाज 


वाटत नांही; त्यांचा देव म्हणावयास तो लाजतःनाहीं; त्यानें: 


त्यांच्यासाठी नगर तयार केलें आहे. - 

१७. ' अन्राहामाने आपल्या परीक्षेत ? विश्वासाने 
* इसहाकाचें अर्पण केलें; ' ज्यानें वचनें स्वीकारिलीं होतीं 
त्यानें. आपल्या “ एकुलत्या एक पुत्राचे , अपण केलें; 
१८ त्याला असें सांगितलें होतें कीं इसहाकापासून 
तुझ्या नांवाचा वंश चालेल; * १९ तेव्हां . मेलेल्यांतून 
देखील उठवाबयास देव समर्थ आहे, असें त्याने लक्षांत 
आणिलें आणि त्या स्थितींतून उपमेनें तो त्याला परत 
मिळाला. २० इसहाकानें याकोबाला व एसावाला भावी 
गोष्टींबिषयी विश्वासाने आक्लीबीद दिला. २१. याकोबाने 
मरतेवेळेस योसेफाच्या प्रत्येक पुत्राला विश्रासानें आज्नीरवाद 


दिला; आणि..“ आपल्या काठीच्या टोकावर टेकून नमन. 


केलें. २२ योसेफाने मरतेवेळेस इत्वाएलाच्या संतानाच्या 
निगेमाची विश्वासाने सूचना केली व आपल्या अस्थींविषयीं 
आज्ञा केली. २२ मोझे जन्मल्यावर त्याच्या आईबापांनी 
विश्वासाने त्याला “तीन महिने लपवून ठेविलें, ' कारण तो 
मूल “ सुंदर आहे असें त्यांनीं पाहिलें; व त्यांस राजाज्ञेचें 
भय वाटलें नाहीं. .२४ मोशानें प्रोढ झाल्यावर आपणास 
फारोच्या कन्येचा पुत्न म्हणविण्याचें विश्वासाने नाकारिलें; 
२५ पापाचें क्षणिक सुख भोगणें यापेक्षां देवाच्या लोकां- 
बरोबर दुःख भोगणें हें त्यानें पसंत करून घेतळें; २६ 
ख्रिस्ताचा अपमान सोसर्णे ही मिसर देशाच्या धननिधींपेक्षां 
उत्तम. संपत्ति आहे असें त्यानें गणिलें; कारण त्याची दृष्टि 
प्रतिफळावर होती. २७ त्यानें रांजाच्या क्रोधाला न मितां 
विश्वासाने मिसर. देश सोडिला; कारण जो अद्य आहे 
त्याला जणू काय पाहत असल्यासारखा त्यानें धीर धरिला. 
२८ त्यानें * वल्हांडण सण ? व * रक्तसेंचन ? हे विधि 
विश्वासाने पाळिळे, यासाठीं कीं.प्रथम जन्मलेल्या वत्सांचा 

१७ 


. मरण्याइतक्या यातना सोसल्या; 


“:नांश करणाऱ्याने ” त्यांस दिवूं नये. २९ जसे कोर्या. 
भूमीवरून तसे ते विश्वासाने तांबड्या ससुद्रांतून पार गेले 
मिसरी लोक तसेंच करण्याचा प्रयत्न करीत असतां बुझूकत 
गेले. . ३० विश्वासाने. यरीहोच्या. गांवकुसाभोवतीं-..:सातं 
दिक्सपर्यंत.. फेऱ्या घातल्यावर तें पडलें... २१ विश्यसतार्ते, 
रहाब कसबिणीचा, तिनें हेरांचा स्वीकार स्नेह्भावरके 
केल्यामुळें, अवज्ञा करणाऱ्यांबरोबर नाश झाला नाहीं. 

३२ आणखी काय सांगू १ गिदोन, बाराक, शमशोन, 
इफताह, दावीद, शमुवेल व संदेडे, यांचें वर्णन . करू 
लागर्लो तर वेळ पुरणार नाहीं. २२ त्यांनीं विश्वासाच्या द्वारें 
राज्यें जिंकलीं, धार्मिकतेचे वर्तन केलें, वचनें मिळविली, 
सिंहाची तोंडें बंद केलीं, २४ अभझीची शक्ति नाहींशी केली; 
ते तरवारीच्या धारेपासून निभावले, ते दुर्बळांचे सबळ 
झाले, लढाईत . पराक्रमी झाले, त्यांनीं परक्यांचीं सेन्यें 
पळविलीं. ३५ स्त्रियांना त्यांची मरत माणसें पुनरत्थानानें 
जीवंत झालेलीं अशीं मिळाली. कित्येकांनी आपणांस अधिक 
चांगलें पुनरुत्थान प्राप्त न्हावें म्हणून सुटका न स्वीकारितां 
३६ आणि इतरांस 
टवाळ्या,. मारहाण यांचा. आणि. बंधने व कैद यांचाहि 
अनुभव आला; . :२७. त्यांस. दगडमार केला, करवतीने 
न्विरिळे, मोहयादझांत _ टाकिळें, ते तरवारीच्या. धारेने 
मेले; ते मेंढरांची व शेरडांचीं. कातडीं पांघरून फिरत 
असत; ते लाचार, पीडित, त्रासठेळे, असे होते; ३ 
त्यांस जग योग्य नव्हतें; ते. अरण्यांतून, डोंगरांतून, गुह्दांतून 
व भूमीच्या कपारीतून भटकत राहत असत.. ३९ या 
सर्वाविषयीं त्यांच्या विश्वासाने चांगली साक्ष दिली असतांहि 
त्यांस .वचचनफळ प्राप्त झालें नाहीं, ४० देवाने जें उत्तम 
तें आपणांसाठीं पूर्वाच नेमिलें. होते, यासाठीं कीं त्यांनीं 
आएपणांवांचून पूर्णे होऊं नये. 

श्रद्धेचे प्रसुख उदाहरण म्हणजे येशू 
१ तर मग आपण आपल्या इतक्या साक्षीरूपी 
4 |. मेघानें वेढिळेले आहो. म्हणून आपणहि सवे 
दडपण व सहज. गुंतविणारें पाप टाकून, आप- 
ल्याला नेमून दिलेल्या घावेवरून धीराने धावावे; २ आपण 
आपल्या विश्वासाचा उत्पादक व पूर्ण-करणारा येशू याजकडे 


२५७ 


अ०'१९:२-२६ 


इज्ी लोकांस पत्र 





पाहत असावें; . त्याजपुढें जो आनंद ठेविळेला होता 
त्याकरिंती त्यानें लज्जा तुच्छ मानूनं-वघंस्तंभ सहन' केला, 


३"न्यानें * आंपणांविरुद्ध पोप करणाऱ्यांनी ” केलेला इतका 


बोध वः इशारे 
१४ संवांबरोबरः “ शांतीने: राहणे ,* व ज्यावांचून 
ओणिं तये. देवांच्या राजासनाच्या उजवीकडे बसला आहेः | कोणास प्रेभूंचें . दर्शन होतं नाहीं असें पवित्रीकरण 


यांच्या पाठीस लागा; ' १५, १६ देवाच्या कृपेला कोणी 


विरोध सहनं केला त्याची तुलना'करा, म्हणजें' तुमची मनें | अंतरू नये; “कोणीं कडूपणोच्या मुळानें अंकुरित होऊन 


खचून बीर सुटणार नाहीं | 
शिस्तीचा: हेतु. 


“४ तुम्ही पापाबरोबर युद्ध करीत अस्ता रक्तपात 
होण्याइंतका प्रेतिकार अजून केला नाहीं; ५ जो बोध 
पुन्नांहा करावयाचा तसा तुम्हांला केला तो तुम्ही विसरलां 
आहां काय? 
* माझ्या मुला, प्रभूच्या शिक्षेचा अनादर करू नको, 
'आणि त्यांजकहून दोष पदरी पडला असतां तू खचू 
नको; 
६ कारणं ज्याच्यावर प्रभु प्रीति करितो, त्याला तो 


शिक्षा करितो आणि ज्या पुत्रांना तो स्वीकारितो त्या 


प्रत्येकाला फटके मारितो 

७ शिक्षणासाठी ' तुम्दी सहन करीत आहां; देव 
पुंत्रांबरोबर तसां तुम्हांबरोबर वांगतो; ज्याला बाप दिक्षा 
करीत नाहीं असा कोण पुत्र-ओहे. १ ८ ज्या शिक्षेचे भागीदार 
सर्व झाळे आहेत अश्या शिक्षाविरंदित तुम्ही जर आहां तर 
तुम्ही पुत्रे नव्हां, दासीपुत्र आहां. ९ शिवाय शिक्षा करणारे 
असे आपल्या देहाचे बाप आपल्याला होते आणि भापण 
त्यांची-भीड धरिली; तर आपेण विशेषेक्रलून जो जीवा- 
त्म्यांचा पिता त्याच्या अंधींन होऊन जीवंत राहूं नये काय १ 
१० कारण त्यांनीं मनास वाटली तत्लीं थोडे. दिवेस शिक्षा 
केलीं; पणं त्यांने केली 'ती' आपल्या हितासाठी, महणजे 
आपण त्याच्या पबित्रतेचे भागीदार व्हावें. म्हणून केली. 
११. कोणतीहि. शिक्षा तंत्का्ही, आमंद्ाची वाटत नाही, 
खेदाची वाटते; तरी ज्यांस तिचा अभ्यास झाला त्यांस 
ती' पुढें धोर्मिकता हे शांतिकारक फळं देते. १२ यास्तव 
“ गंठितहस्त व लरपटेभारे गुंडर्थे नीट करा, ? १३२ आणि 
“ आपेल्या पायासाठी सरळ. वाटा करा, ' यासाठी को 
लंगॅच्धाचा संथिंभंग होऊं नये. तर उल्टा तो बरां व्हावा. 


उपद्रव देऊं. नये.? चं त्यामुळें पुष्कळांस विटाळ होईल तो 
होळ नंये; कोणीं जारकर्मी असूं नये, किंवा. ज्यानें एका 


, जेवणासाठी “आपलें ज्येष्ठषण विकले” त्या “ एसावा ? सारखें 


कोणीं ऐहिक बुद्धीचे असूं नये, याकडे लक्ष द्या. १७ 
तुम्हांला माहीत आहें कीं त्यानंतर तो वारशानें आक्षीवोद 
मिळविण्याची इच्छा' करीत असतां त्याचा नाकार झाला; 
त्याने जरी अश्रु आणून फार प्रयत्न केला तरी (बापाचे ) 
मन वळविण्याचे त्याला साधळें नाहीं. 


ऐेहिक सीयोन. व स्वर्गीय सीयोन यांमघली 


तफावत 
१८ स्पशज्ञेय व॑* पेटलेला अभि, धनांधकार, निर्निड 


काळोख, वादळ, १९ करण्याचा नाद व रशब्दध्वनि, ” 


यांजजवळ तुम्ही आलां नाहीं; ती' वाणी. ऐकणाऱयांनीं 
विनंति केली क्री. तिंच्यायोगें आम्दांबरोबर अधिक बोलणें 
होऊं २० कारण“ पशु देखील डोंगराला शिवला तर 
त्यास धोंब्यांनीं मारावे, अक्ी जी आतज्ञा ती त्याच्याने 
सोसवली नाहीं; २१ आणि जें दिसले तें इतकें भयंकर 
होतें कीं मोशे म्हणाला, “ मी. अति भयभीत व कॅपित 
झालो आहें; ' २२ पण तुम्ही सीयोन डोंगर, सदाजीवी 
देवाचें नगर स्वर्गाय यस्दालेम, लाखों देवदूत, २२ स्वर्गी- 
तील योदींतल्या' ज्येष्ठांचा समाज व मॅडळी, सर्वाचा 
न्यायाधीश देव, पूर्ण केलेल्या नीतिमांन्‌ लोकांचे आत्मे, 
२४ नव्या कराराचा मध्यस्थ येव, आणि शिंपंडण्याचें रक्त 

यांजवळ आलां आहां; त्या रॅक्ताचें बोलणें हानेलापेक्षा उत्तम 
आहे. २५ जो बोलत आहे त्याचा अवमान करूं नये म्हणून 
जपा; कारण पथ्यीवंर आज्ञा सांगणाऱ्याचा अवंभान करणारे 
जर निभावले नाहींत, तर स्वर्गातून आज्ञा सांगणाऱ्यांचा 
अवमान करणारे आपणं विशेषेकरून निभावणार नाहीं. २६ 


(त्या वेळेस त्याच्या वाणीने ऐथ्वी * हाळविली; आणि 
। आतांच्याविषयीं त्यानें असें बचन दिलें आहे की. “ आणखी 
२५८ 


इन्नी लोकांस पत्र 


अ« १२:२६-१२:२५ 





एकदा मी ? केवळ “ पथ्वी ' नव्हे तर ' आकाशहि कांपवीन.' 
२७ * आणखी एकंदा ? या इब्दांनीं असा बोघ होतो कीं 
घडविलेल्या वस्तूंभ्रमाणें होलबिलेल्या वस्तूंचे निःसारण होईल, 
म्हणजे न हालबिलेल्या वस्तु राहाव्या. २८ यास्तव न हाल- 
णारे रांज्य-मिळणारे जे आपण ते उपकार मानूं; तेणेकरून 
देवाला प्रिय होईल अज्ञी त्याची सेवा सद्धूक्तीने व सद्धयानें 
करूं; २९ कारण आपला 'देव भस्म करणारा अभिहि आहे. 
व्यवहारोपयोगी बोध. 
१ बंधुप्रीति सदा राहो. २. अतिथिप्रेमाचा 
१ ३ विसर पह देऊं नका; कारण तेणेकरून कित्येकांनी 
देवदूतांचें आतिथ्य न समजतां केलें आहे. ३ 
तुम्ही बंदिवानांबरोबर बंदांत आहां असें समजून त्यांची 
आठवण करा; आपणहि देहांत आहों म्हणून पीडितांची 
आठवण ठेवा; ४ लभ सवेस्वी भान्य असावें व अंथरूण 
निर्दोष असावें; जारकर्मी व व्यभिचारी यांस देव दंड 
करील. ५ तुमची वागणूक द्रव्यलोभविरहित असावी; 
जवळ आहे तेवढ्याने तुम्हीं तृप्त असावें; कारण त्यानें 
स्वतः म्हटलें आहे, ' मी तुला सोडणार नाहींच व तुला 
टाकणार नाहींच. ' ६ यास्तव आम्ही धैर्याने म्हणतों 
परमेश्वर माझा साहाग्र्यकता आहे, मी भिणार नाहीं 
मनुष्य माझें काय करणार १ । 
.._ पुढाऱ्यांशी निष्ठा 
७ जे तुमचे. अधिकारी होते, ज्यांनीं तुम्दांस देवाचें 
वचन सांगितलें, त्यांची आठवण करा; त्यांच्या वर्तणुकीचा 
परिणाम लक्षांत आणून त्यांच्या. विश्वासाचे अनुकरण करा. 
८ येश्च. ख्रिस्त काल, आज व युगानुयुग सारखाच. आहे.. 
९-विच्ित्र व अन्यथा शिक्षणाने बहकून जाऊं नका; कारण 
ज्या विधींपासून पाळणाऱ्यांस लाभ झाला नाहीं अशा 
खाण्याच्या बिधींनीं नव्हे, तर कृपेने अंतःकरण स्थिर 
केलेळें असणें हें उत्तम. १० ज्या वेदीवरचें खाण्याचा 
अधिकार मंडपाची सेवा करणार्‍यांस नाहीं, अशी वेदी 
आपल्याला आहे. ११ ज्या पशूंचे " रक्त पापाबदल ” मुख्य 
याजकाच्या द्वारें * पवित्रस्थानांत नेलें जातें ? त्यांची शरीरें 
तळाबाहेर जाळतात. १२ यास्तव येशनेंहि : स्वरधिरानें 


लोकांस पवित्र करावें म्हणून वेशीबाहेर मरण सोदिलें, 
१३ तर. आतां. आपण त्याचा अपमान सोशीत त्याच्या- 
जवळ * तळाबाहेर ? जाऊ य़ा. १४ कारण आपल्याला एथे. 
स्थाईक नगर नाहीं; तर जें नगर होणार त्याच आपण वाट 
पाहर्तो.. १५. यावरून आपण त्याच्याच द्वारें देवाला. 
उपकारस्मरणरूपी यज्ञ ' निरंतर “ अपांवा; ) हा यज्ञ त्योचे. 
नाम स्वीकारणाऱ्या “ओठांचे फळ' असा आहे. १६ 
परोपकार व दानधर्म करणें विसरू नका; कारण . अशा 

देव संतुष्ट होतो. १७ तुम्ही आपल्या अधिकाऱयांच्या 
आज्ञेंत राहा व त्यांच्या अधीन असा; कारण -आपणांस 
हिशेब द्यावयाचा आहे असें समजून ते तुमच्या जिवांकरितां 
जागृत राहतात; हें त्यांनीं आनंदाने करावें, शोकानें करू 
नये; हें शोकाने करणें तुम्हांस हितकारक नाही. 

| शेवटचा संदेश । 

१८ आम्हांसाठीं प्रार्थना करा; आम्हांस भरवसा आहे 
की सर्व गोष्टींत चांगली वर्तणूक ठेवण्यास आमची इच्छा 
असून आमचा विवेकभाव चांगला आहे. १९ मीं तुम्हांस 
पुनः अधिक लवक्रर प्राप्त व्हावें म्हणून ती प्रार्थना करण्याची 
मी तुम्हांला विशेषतः (विनंति करितों. | 

२० आतां ज्या. शांतीच्या देवाने “ सवेकाळच्या करा- 
राच्या रक्ताने मेंढरांचा महान्‌ मेंढपाळ, ' आपलां प्रभु 
येश्य; याला मेलेल्यांतून. माघारे आणिळे, २१ तो देव 
आपल्या दृष्टीने जें आवडते तें आपणामध्यें येशू ल्ि््ताच्या . 
द्वारे करो व आपल्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास तुम्हांस प्रत्येक . 
कामांत सिद्ध करो; त्याला युगनुयुग गौरव असो. आमेन. .. 

२२ बंधूंनो, तुस्दांस विनंति करितो. कीं हें बोधवचन 
झांतपर्णे सहन करा; कारण मीं थोडक्यांत लिहिले) आहे. 
२३ आपला बंधु :तीमध्य :याची सुटका झाली हॅ तुम्हांस, 
कळावे; तो लवकर- आळा तर त्याला: बरोबर घेऊन मी 
तुमच्या भेटीस . येईन. 

_ २४ तुम्ही आपल्या. सवे: अधिकाऱ्यांस. व सवे. पुनित्र 
जनांस सलाम. सो]: 


इटाढीडून आरेरकान्ये हाहजि-फमर 
२५६ तुम्हा सवास -हर्क लाले. भागे: 





२५५९ 


यांकोबाचें पत्र 


च 


निरनिराळ्या विषयांवर व्यवहाये असो उपदेदा 

'_.१ बारा वंशांतील पांगळेल्या लोकांसं, देवाचा व 
१.प्रभु येश ख्रिस्ताचा ,दास याकोब यांचा सलाम, | 
__ श॑ माझ्या बंधूंनो, नाना प्रकारच्या संकटांनीं तुमची 
परीक्षा होते. तेव्हां तुम्ही केवळ आनंदूच माना; ३ तुम्हांस 
ठाऊक आहे कीं तुमच्या विश्रासाची परीक्षा उतरल्याने 
धीर उत्पन्न होतो; ५ आणि वीराला आपलें काये पूर्ण 
करूं द्या, यासाठीं कौं तुम्हीं कज्ञांतहि उणें. नं होतां सिद्ध 
व परिपूर्ण व्हावें 

७ तुम्हांपेकीं जो कोणी ज्ञानाने उणा असेल त्याने तें 
देवाजवळ मागावे, म्हणजे तें त्याला मिळेल; कारण तो 


कोणास दोष न लावितां सर्वास दातृत्वाने देतो; ६ पणं 


त्यानें कांहीं संशय न धरितां विश्वासाने मागाचे; संशय 
धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्यां व उचंबळलेल्या समुद्राच्या 
छाटेसारखा आहे. ७, ८ असा मनुष्य दोंन मनांचा असून 
आपेल्या सर्वे मार्गात चंचल असतो. आपणाला प्रभूपासून 
कांहीं मिळेठ॑ असें त्यानें समजूं नयें. » 

९ नीच स्थितींतील बंधूने आपल्या उच्च स्थितीविषयीं 
अभिमान बाळगावा. १० आणि 'घनषांनारने आपल्या दीन 
स्थितीविषयीं अभिमान बाळगोंवा; कारण तो “गवताच्या: 
फुलासारिखा ' नाहींसा होईल. ११. सूये तीज तेजाने 
उगवला, त्याने ' गते कोमेजविलें, त्याचें. फूल गळाले, ! 
आणि त्यांच्या ख्पाची शोभा गेली: याप्रमाणे धनवां्नहि. 
आपल्या उंद्योगाच्या भरांत कोमेजून जाईल. 

१२ ' जो? मनुष्य परीक्षेत ' टिकतो तो धन्य, ' कारण 
आपणावर प्रीति करणाऱ्यांस देवाने देऊं केळेळा जीवनी 
मुंगूंट परीक्षेस उतरल्यावर त्याला मिळेल. १३ कोणाची 
परीक्षा होत असतां, देवाने. मला मोहांत घातठें, असें 
त्यानें म्हण, नये; कारण देवालॉः बाईट गोष्टींचा मोह होत 
नाहीं आणि तो स्वतः कोणाल्य मोहांत “पाडीत नाहीं; १४ 
तर प्रत्येक मनुष्य आपल्या वासनेने ओढळेला व. भुल- 


बिलेला असा मोहांत पडतो. १५ मग ' वासना गवती 
होऊन पापाला जन्म देते; आणि पाप परिपक्क' झाल्यावर 
मरणास उपजविते. १६ माझ्या प्रिय बंधूंनो, फस नका; 
१७ प्रत्येक उत्तम देणगी ब प्रत्येक पूर्ण दान वरून आहे; 


* तें ज्याला विकार नाहीं व जो फिरण्याने छायेत जात नाहीं 


अशा प्रकाशाच्या पित्यापासून उतरते. १८ त्यानें आपल्या 
इच्छेने आपल्याला सत्य वचनार्ने जन्म दिला, यासाठीं कों 


* आपण त्याच्या सृष्ट वस्तूतील जस काय प्रथम फळ व्हावे 


खरं 'घमोचरण 
१९ माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्हांस हे कळतें. यास्तव 
प्रत्येक मनुष्य ऐकावयास ज्लीघ्र, बोलावयास सावकाश, 
रागास मंद असा असावा; २० कारण मनुष्याच्या रागानें 
देवाच्या न्यांय्यत्वाचें कार्य घडत नाहीं. २१ यास्तव : सर्व 
मलिनता व उचंबळून आलेला वैरभाव सोडून, तुमच्या 
जिवाचे तारण करावयास समर्थ असें मुळाबिलेलं वचन 


: सौम्यतेने स्वीकारा. २२: वंचनाप्रमाणें आचरण. करणारे 


असा, केवळ ऐकणारे असं नका; अशानं तुमची. भुलव- 
णूक होते. २३ कारण जर' कोणी वचन नुसतें ऐकून 
त्याप्रमाणें कृति करीत नाहीं तर तो. आरशांत आपलें 
आरीरिक मुख पाहणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे; २४ तो 


' स्वतःला पाहून तेथून निघून जातो; आणि आपण कसे 


होतो हॅ तेव्हांच विसरतो; २५ परंतु स्वातंत्र्याच्या पूरण 
निग्रमांवर नजर टाकून जो त्याकडे लक्षपूर्वेक पाहत राहतो 
तो ऐकून विसरणारा असा न होतां कृति करणारा होतो 


व आपल्या करण्यांत धन्यता मिळवितो. २६ मी धर्मा- 


चरण करणारा आहें. असें कोणाला वाटतं असून तो आपल्या 
जिभेला आळा घालीत नाहीं, आणि आपल्या मनाची भूल 
करून घेतो तर त्याचें धमांचरण व्यर्थ आहे. २७ देवपिता 
याच्या दृष्टीनें शुद्द व निर्मळ थरमोचरण म्हणजे अनाथ व. 
विधवा.यांचा त्यांच्या संकटांत समाचार घेणे, व स्वतऱ्ला 
जयाच्या कलंकापासून राखणें हें आहे. 


६० 


याकोबाचचे पत्र अर २:प-शाड 













॥ लाभ२..तो विश्वास त्याला तारात्रय़ास शक्तिमान आहे काय? 
१५ भाऊ'किंवा वहीण हीं उघडी आहेत, त्यांस :ओेजच्या 
ऱ्शे आयला 'अंमु येश.- लिस्त ह्याजवर विश्वास ठेवणाऱ्या | अन्नाचीःवाण आहे, १६ -आणि तुम्हांमवील कोणी त्यांस 

तुम्लंमध्यें-तोंडे-पाहून वागणें असूं नये: ' २ सोन्याची । म्हणतो, संखार्ने जा,:ऊव घ्या. व तूप्त व्हा; पण त्यांच्या 
औंगठी? घातलेला व भडक वस्त्रे, ल्यालेला असा एकादा .। शरीराठाऱ्याहिजे तें. त्यांस' तुम्ही देत नाहीं तर त्यापासून 
मनुष्य नुंमच्या' राभांस्थांनांत आलो, आणि. भिकार वस्रे | काग्र लाभः£. १७ याप्रमाणें .विश्वासाबरोबर ज्र क्रिया 
वौधरछेली एकं दरिदरीहिं आंला; २ तुम्ही भंडक वस्रे | नाहींत तर तो जात्या निर्जीव: आहे. .१८ कोणी. म्दणेल 
ल्यालेल्या 'इसंमाकडे नजर लोवून म्हणतां, ही चांगली | तुला ःविश्वास. आहे, आणि मळा. क्रिया आहेत;-करियांबांचून 
जागा आहे, एथे बसा; आणि देरिद्यांला म्हणतां, त. एथें | तू. आपला. विश्वात मला > दाखीव; आणि मी. आपला 
उभा. राहा, किंवा* माझ्या पादासनाजवळ खालीं बेस; ४ | विश्वास माझ्या; क्रियांनी तुला दाखवीन. १०५. एक. देव 
तर तुम्ही भ्रांतींत पडलां कॉ नाहीं ९ आणि दुर्बिचार बाळग- | आहे, असा विश्वास तूं धरितोस हे बर करितोस; तेंहि 
'गारे न्यांयाधीशे तुम्ही झालां कीःनाहीं £ ५: माझ्य़ा प्रिय । बिश्वास धरितात व कांपतात. २७ अरे असमंजस मना'च्या 
बंधंनो, ऐका; लोकदष्टीनें जे दरिद्री त्यांस. विश्ो्ॉसंबंधाने | मनुष्या; क्रियांवांचून विश्वास निर्थक आहे हें. समजावग्रास 
धमंवान' होण्यास आणि जें राज्य देवाने आपणावर भ्रीति । तुल हर्वे काय? २१ आपला बाप अन्राहाम' यानें आपला 
करणाऱ्यास देऊं केलें त्याचे वारीस होण्यास त्यांने निव- | पुत्न इसहाक याला यज्ञवेदींबर अर्पिले* यांत तो. क्रियांनी. 
डले आहे कीं नाहीं १ ६ पण तुम्हीं दरिग्याचा अपंमान | नीतिमान ठरला. नाहीं काय£ २२ बिश्वास त्याच्या क्रियां- 
केला आहे. धनवान. लोक तुम्हांवर जुलूम करितात कों | सहित कार्य करीत होता, आणि कियांनीं विश्वास पूर्ण झाला 
नाहींत ९ आणि तेच तुम्हांस न्यायसभांत ओढून नेतात को | हें तुला. दिसतें,: २२ “अज्ञाहामार्ने. देवावर: विश्वास ठेविला. 
नाहींत? ७ ज्या उत्तंम नामावरून तुम्हांस नाँब मिळाळें : आणि हें. त्याला -नीतिमत्त्व:असें मोजण्यांत : आलें; आणि 
आहे त्यांची ते निंदा करितात की नाहीं£ ८- तथापि, 'तूं.| त्याल :'देवाचा मित्र' म्हणण्यांत. आलें, हा शात्रलेख पूर 
आपल्यासारखी आपल्या शेजाऱ्यांवर प्रीति कर ह्या शोत््तर- | झाला. २४ तर मग केवळ विश्वासद्रारा नव्हे, तर कियांनीं 
लेखांतील' राजमान्य नियम तुम्ही : पूर्ण पाळितां तर बरें | मनुष्य नीतिमान, ठरतो, हें तुम्ही पाहतां. २५ तसेंच 
करितां; ९ परंतु जर तुम्ही तोंड पाहून वागता तर पाप करिती, | राहाब वेश्या इनें देखील जासुदांचा पाहुणचार केळा व 
आणिं* नियंमशाखचें' उद्लेघन करणारे असे :दोंषी' ठरतां. | त्यांस दुसऱ्या :वाठेनें ळावून दिलें;-यांत'ती क्रिमांनीं नीति 
-१०/जो कोणी संपूर्ण नियमंशोखत्र पाळून एका 'नियमांविषयीं । माम ठरली नाहींम्काथे'% जसें शरीर. आत्म्याबांचून निर्जीच 
चुंकतो' तोंःसर्वाविषयी दोंषी होतो. ११: *व्यमिचार - कॅरू | आहे तक्ता 'विश्वासहि करियांवांचून निर्जीब्र. आहे. 


श्रीमॅकचे-गारीव यांजश्तीं वागणूक 
व झाश्यां| बंधूनो,, गौरवशाली प्रभु म्हणजे 





मंकी7अंसें ज्यानें सांगितलें त्यानेच, “नराहिंसा करू नको,” जीभः-तान्यांत' ठेवणे 

म्हेहिं सांगितलें. तूं न्यमिचार म करितां नरहिंसा करितोस १ माझ्या बंधूंनो; तुम्ही बहुत शिक्षक होऊं नका, 

'वरी नियमशात्र उल्ंणारां होतोस..१२ स्वतंत्रतेच्या निय . कारण तुम्हांस 'माहीतं'अहहे-की 'जारपणांस अधिक दंड . 

मानें तुमचा न्याय ठरणार "आहे; अस समजून बोणा- ब.) 2 चुकती. . 
'जिर कर्ण कोंलण्यांत' चुर्फत नहीं घेरती"पूर्ग बेथुचानतो 


वागणूक करा? वै सेन्कांरेकॉ'जयाने दया:कॅली नेहिंतयांचा न्याय, 
दयेवार्चून होईल; देय न्यायावर प्रति. सिरविते; :: . 
“: 7०/भया च-कार्ये यावर सुचना: 








उशरीरहिती कर्यात टेवशपोस.:शेष्किमान: आहें ४१: 


लर देश क ५४ 


* याकोबार्चे. पत्र 





व प्रचंड वाऱ्याने लोटतःजजात असतात, तरी*सुकाणदाराची 


इच्छा असते:तिकडे तीं अयदीं लहानशा 'सुकाणानेः फिर- 
तात. '५ तशीच -जीभहि “लहानसे अंग- असून मोठ्या 
गोष्टींची फुशारकी मारिते. पाहा, किती. थोडका विस्तव 
'केवढ्या मोठ्या रानाला पेटवितो ! ६ जीभ ही 'आग आहे; 
'ती-अनीतीचें आभुंवन- आहें; आपल्या अवयवांत',सवे शरीर 
,मलींने करणारा अवयवः जीभ आहे; ती भवचक्राला आग 
लावणारी आणि नरकानें पेटविलेली अक्षी आहे; ७ श्वापदे, 


पक्षी, सरंपटणारे प्राणी, व समुद्रांतील : जीचं या प्रत्येकाचा : 
स्वभाव मनुष्यस्वमावाला वश झाला- आहे,. आणि होत 
आहे; ८ परंतु मनुष्यांपैकी कोणीहि जिमेला वद कराव-. 


यास समर्थ नाहीं; ती. शांतिरहित असून दुष्ट आहे व प्राण- 
धातक विषाने भरलेली आहे; ९ तिच्या. योगें प्रमु पिता 
यांची आपण स्तुति करितो; आणि *देवांच्या ' प्रतिमेप्रमार्णे' 
'केलेल्या मॅनुष्यांसं तिच्याच योगें शापहि देतों; १० एकाच 
'तोंडातून स्तुति व शाप निघतात. मोझ्या. बंधूंनो, अशी 
गोष्ट व्हावी हे. उंचित नाहीं. ११ झऱ्याच्या एकाच छिद्रं 
__ तूनं गोड पाणी. वं कडू पाणी निघर्ते: काय *१२ माझ्या 

बेधूंनो, -अंजिरालां जैतुवाचीं फळें आणि द्राक्षवेलाला अंजीर 
येतील काय£ तसेंच खाऱ्या पाण्यांतून- गोड पाणी निघणार 
नाही. 


खोटें व खरे ज्ञानं 


गण्याचा स्वभोव आहे तर संत्माविरुठ, ताठा मिरवूं नका, व 
लाडी कले नक्ता. 39 हें ज्ञान वरून - उत्तस्त, नाहीं; तर 
तें ऐहिक, इंद्रिमजत्य;: पैइ्हत्रिक 'असेंआहे. .१६ कारण 
ज्रेथे- मत्सर व तट... पाढश्याचा ...स्वमात्र आहे. तेथें 


थार्मिकतारूपी-फळ. देदयारें र शांतते पेरिळें जातें. 





पक्ष-कलद्दावाबंत सूचना 

:._'१. तुम्दांमध्यें लढाया व भांडणे. कोठून उत्पन्न 
९४ होतात तुमच्या अवयवांत ज्या वासना लढाई करे- 

तांत त्यांपासून क्री नाहीं £ २ तुम्ही लोभ धरितां तरी 
तुम्हांस प्राप्त होत. नाहीं;: तुम्ही घात व हेवा करितां तरी 
इष्ट तें मिळविण्यास तुम्ही समर्थ नाहीं; तुम्ही भांडता ब 
लढतां;. तुम्ही मागत नाहीं,. यामुळें . तुम्हांला प्रात होत 
नाहीं. . ३ तुम्ही मागतां परंतु तुम्हांस मिळत. नाहीं; कारण 
ठुम्ही अयोग्य प्रकारें मागतां, म्हणजे आपल्य़ा चैनीकरितां 
खचांचें म्हणून मागतां. ४ अहो व्यमिचारणोंनो, जगाची 
मैत्री ही देवाबरोबर वैर आहे, हें तुम्हांस ठाऊक नाहीं 
काय १ जो. कोणी जगाचा मित्र होण्यास. पाहतो तो देवाचा 


-वैरी ठरला. :आहे. ५ जो - आत्मा त्यानें आपल्या ठायी, 


ठेविला तो परम्रेमाची देष्या' धरितो, हें शाळ्याचें म्हणणें 
व्यर्थ असें तुम्हांस वाटते काय ९ ६ तो अधिक 'कुपादान देतो.” 
यांस्तव शाक्त म्हणते, 'देव गर्विष्ठांचा विरोध करितो, आणि . 
लीनांस कृपादान. देतो.' ७ यास्तव देवाच्या अधीन व्हा; 
सैतानाविरुद्ध आडवे व्हा म्हणजे . तो तुम्हांपासून पळेल. 
<. देवाजवळ या म्हणजे तो तुम्हांजवळ येईल. पापी जनहो, 
हात. शुद्ध करा; अहो द्विबुद्धीच्या लोकांनो, आपलीं अंतः- 
करणें पवित्र करा. ९ कष्टी व्हा, शोक करा, रडा;-तुमच्या 
'इसण्यांचा शोक. व. तुमच्या आनंदाचा विषाद होवो. १० 


्रभूसमोर नम्र व्हा. म्हणजे तो तुम्हांस उंच करील. . . 

:'१३ तुम्हांमध्ये ज्ञानी व. समंजस क्रीण : आहेः! त्यानें |. 
ज्ञानेजन्य लीनतेनें सदाचरणाच्या योगें आंपलीं कृत्यें दोख- . 
वावी; १४ प्रण: तुमच्यो मनांतः तीत्र मत्सर व तर प्राट-' 


-११ बंधूंनो, एकमेकांविरुद बोलूं. नका.. जो. बंधूबिर्दध, 
ब्रोलतो व आपल्या बंधूला: दोष लावितो तो. नियमाविरुद्ध 
लाबितोस तर तूं, नियम पाळणारा. नव्हेस, : न्यायाधीश 
आहेस. १२ .नियमकती व न्यायाधीश असा. एकच आहे, 
तो -तारावयास व नादा :करावयास समर्थ आहे; . आपल्या 


'डोजाऱ्य़ास. दोष- लावणारा तूं कोण 
भव्यवल्न्रा व प्रत्येक:कुंकर्स आहे. .:१००-वरून येणारे ज्ञान |... . 
हॅ. मुळांत उद्ध अक्ततें; शिवाय तें पद्षंतिप्रिय, . सौम्य, : 
समजूत होण्याजोगे;:-द्वया व :सत्फळें यांनीं-पूर्ण, अपक्षपाती, 
- 'निर्देभ -असें आहे; १%:आणि . .आंतता . :करणार्‍यांसाठी 


चढाई मारूं नये म्हणून इदारा . 
१३ अहा ! जे तुझ्दी म्हणतां कीं आपण आजडद्यां असुक 


हरी जाळं, तेर्थे एक:वर्षे घालवूं- आणि व्यापार करून 


पैसा मिळवू, १४ .त्या<तुम्हांठा उद्यांचें समजत नाहीं. 
सुमने. आलुष्य काय .भाहे? -तुम्दी वाफ आहां, ती थोग 


-२६२ 


याकोबाचें पत्र _ 


अ० ४:१४-१५२० 





- वेळ दिसते, आणि मग नाहींशी होते. १५ असें न.म्दृणतां 

प्रभूची इच्छा असेल - तर आपण जगूं वे. अँसुके असुंक. करू. 

- असें म्हणा. १६ आतां तुम्ही आपल्याला फुशारकी मारतां 

येते म्हणून अभिमान बाळगतां; पण अश्या प्रकारची सवे 

फुशारकी वाहेट आहे. १७ चांगळें करणें कळत असून जो 
त्याप्रमाणे वागत नाहीं त्याला तें पाप आहें: - 

श्रीमंतांनी केलेल्या जुलुमाचे प्रतिफळ 
-.. _- १ अहो. धनवांनांनो, जे कष्ट तुम्हांला होणार 


ध्रु त्यांविषयी आक्रोश करीत रडा. २ तुमचें धन नासंटें 


“ आहे, वं तुमच्या वत्लांला कसर लागली आहे. २ तुमचें 
सोनें व तुमचें रपे यांस जंग चढला आहे; त्यांचा तो जंग 
तुम्हांविरुद्धे साक्षं होईल, आणि तो. 'अभी' सारखा तुमचा 
देह खाईल. 'तुमर्चे घन सांठविणे,! शेवटल्या दिवसांत झालें 
४ पाहा, ज्या कामकऱ्यांनीं. तुमची शेतें कापिलीं आहेत 
त्यांची : तुम्हीं. अडकवून . ठेविळेली 'मेजुरी ओरडत आहे;' 
आणि कापणार्‍्यांच्या आरोळ्य़ा “ सेनाधीश प्रभूच्या कानीं' 
गेल्या आहेत: ५ तुम्ही पथ्वीषर सैनवाजी ब. विलास केला 
- आहे; 'बघांच्या दिवशीं' तुम्हीं आपल्या मनाची. तृप्ति केली 
आहे. ६ धार्मिकास तुम्हीदोषी ठरविलें, त्याचा घात केला: 
तो. तुम्दांस॑ 'अडबीत? नाहीं. 

शोषिकपणा वाळगावा म्हणून बोध 

*: ७ अहो जरेधूंनो, प्रभूच्या आगमनापर्यंत धीर.थरा. पाहा, 
शेतकरी -भूमील्या मोलवान॑ पिकाची वाट पाहत: असतां, 
त्यास: " पहिलाच. शेंबटला पाऊस ' मिळेपर्यंत त्याविषयी. 
- तो'भीर शरितो.. ८: तुम्हीहिःथीरः घरा, आपलीं अंतःकरणे 
स्थिर करा, कारण: प्रभूचे आगमन :-जवळ॑ आलें: आहे. 
९ बंधूंनो, तुम्हीं दोषी ठक नवे. म्हणून एकमेकांवर चिहून 
कुरकूर करू मका;.पाहा; न्यायाधीश दारावजीक उभा आहे. 
१० बंधूंनो, जे संदेष्टे प्रभूच्या नामाने बोलले त्यां दुःख- 
सहन व त्यांचा 'घीर .यांविषयीं कित्ता घ्या. ११ पाहा, 
“ज्यांनीं सहन केलें .त्यांस आपण धन्य म्हणतों; > तुम्ही 


इेयोबाच्या ..धीराविषयीं..ऐकलें आहे, आणि प्रभूकडून जो 
त्याचा सेंबडं झाल. तो. पाहिला आहे; यावरून 'प्रमु फार 
कनवाळू व दयाळू ' आहे हे तुम्डी पाहिलें. 

१२ माझ्या बंधूंनो, मुख्यतः शपथ वाहूं नका; स्वगोची. 
पृथ्वीची किंवा कोणतीहि दुसरी शपथ वाहूं नका; तुम्हीं 
दोषी. ठरू नये म्हणून तुम्हांस होय म्हणावयाचे तर होय 
म्हणा; नाहीं म्हणावयांचें तर नाहीं म्हणा. 

वी प्रार्थनेचे सामर्थ्य 
१३ तुम्हांपैकी कोणी दुःख भोगीत आहे. क्राय? 


' त्यान प्रार्थना करावी. कोणी-आनंदिल आहे काय १ त्याचें . 


स्तोत्रे. “गावी. १४ तुमदांपैकी कोणी. दुखणाहत ' आहे 
काय 2./त्यानें.. मंडळीच्य़ा  वेडिलांना बोलवावे, आणि 
त्यांनीं प्रभूच्या नामाने त्याला * तेल लानाबें व 
त्यांजवर ओणंवून प्रार्थना... करांची; १५: विश्वासाची 
प्रार्थना दुखणांइतींस . वांभवीळ, प्रश्न. त्याला उठवील, 
आणि त्यानें पार्षे - केली असलीं '-तरी त्याला. क्षमा 
होईल. '१६ . यास्तव-तुम्हीं निरोगी: व्हावें म्हणून : आपलीं 
पातकें एकमेकांजवळ कबूल क्ररूनं. एकमेकांसाठी प्रार्थना 
करा. :धार्मिकाची: 'प्रार्थना कार्य : करण्यांत, फार प्रबळ 
असते... '३७.एलीया.--आपल्यासारख्या. स्वभावाचा मनुष्य 


री होतां; त्यार्ने. फ्रोऊस पह. -नये'- अक्षी,आप्रहानें. प्रार्थना 


केली;: आणि: साडेतीन ... वर्षेपर्यंत' एथ्वीवर * पाऊस 
पडला नाहीं: :%८ पुनः त्यार्ने: प्रार्थना: केली; : तेव्हा. 
आक्रागानें “पाऊस पाढिला, आणि भूमीने आपलें फळ 
* १६ 'माझ्या'* बंधूंनो, तुम्ह्यांमधील ' कोणीं. सत्यापासून 
बहकला आणि त्यांला कोणीं” मात्रारें फिरकले, २०: तर 
पापी -< मनुष्याला त्याच्या ' श्रांतिमय मार्गापासून : फिर 
विणारां तो:-त्याचा जीव मरणापासून तारील; 'य पापांची 
रास झाकील; असें त्यानें समजावें ,: 

- १सुळांतःप्रेुर ||| 








२६२ 


पेत्राचें पहिलें पत्र 


नमस्कार 


१ पंत, .:ग्लतिया, * कपवुकिया,; आसिया ”च 


६ बिथुनिया यांत...पांगलेल्या .(.ब्रहृदी ) लोकांमध्यें 


राहणारे; २ देवपित्याच्या .पूरवेश्ञासातुस्, आत्म्याच्या 


हरे: झालेल्या “"पविचर्तेतंः;» आज्ञक्तित-, राहण्यासाठी च 


त्यांजवर: येजा. . खरिस्तीच्या:पक्ताफ्मे सिंचन: होण्या'ताठी 

ब्रिकडलेले::प्रत्रासी, :: -यंशे” येशू खिस्ताचा-अषित पेत्र 

याजोध्कून; तुम्हांठा कृपा:चः शांति विपुल चिळोतः. .> 

ख्िस्तदिष्याला;;तरणपाधीची अशा आहे. 
ज्महणून: इंदमेषकारस्सा्या” 

फि, २.. आपेल्या प्रथु येथ. लिल्ताचा पिता :: ठेष 

थैन्मत्रादितः*अंसों.: ्सदाजीकी *आहझा-'ज्रातत ..द्वोण्यासीठी 


पदके ये तात्या ळवळया डाळीलक केल्यास सिद 


माहे, ते: फ्रात व्हावेः"म्हणून -घेस्दी: देवार्या शक्तीने 


किग्रासाच्यी-* योगे रासिजेळे आहहां;>त्या तुमहांसाठी जें 
अतंन स्वेगीत :रांखून जेविरें आहे.!1$ कुडी: आंता-भोडा 
वेळपर्यंत, जरूर पडलें . तसें पुष्कळ परीक्षांमुळे. दु:ल 
'खोषिकेह यण: तुमी त्योर्‍्कॉष्यिविषगी;आतां'डकनास करितां. 


तुम्ही प्रीवि करतां; आतां तो दिसत नसतां त्याजवर 
किधास ठेवतां; आणि त्या विश्वासाचा शेवट म्हणजे 
आपल्या जिवांचे तारण उपभोगीत अनिर्वाच्य गौरवबुक्त 


आनंदाने उद्गासतां: १० ज्या संदेष्ट्यांनीं तुम्हांवर होणाऱ्या । 





कृपेविषयीं भविष्य. कथन केलें, त्यांनीं त्य़ा तारणांविधयी 
बारकाईने जोध केला :११ : त्यांच्यामध्यें... खिस्ताचा 
आत्मा होता त्याने ल्निस्ताचीं दुःखें .व. त्यानंतरच्या गोरवयुक्त 
स्रोडी हॉ पूर्वीच. सांगितली; त्यांत त्यानें कोणता. भगर कसा 
कोळ-सुचविला याविषयी ते शोध: कररीत-होते; १२. त्यांस 
ज्रॅसें प्रकट करण्यांत आळे होतें :की. स्वर्गातून : प्राठविलेल्या 
घचित्र आम्म्याच्या द्रारेंः तुम्हांस सुबाता. सांगणाऱयांनीं. ज्या 


:.. | गोंडी ःतुम्हांस भाता : सांनितल्या. , आहेत “ त्याच, गोष्टी 


कळविण्याची सेना: ते: करीत होते; ती सेवा स्वतःसाठी 

नव्हे;: तर तुम्हांसाठी करीत : होते; .त्या. गोष्टी न्याहाळून 
पाहण्याची उत्कंढा. देवदूलांस आहेः: 

9१ ३ यास्तव तुम्ही आपल्या मनखपी-कंत्ररा जांघा आणि . 


व सावधं राहून येह. लिस्लाचें प्रकटीकरण-होग्राच्या देती 
तुम्हांस प्राप्त होणार्‍या कृपेवर : पूर्ण ग्या. ठेषो..__ १४ 


तुम्ही आक्ंकिव '" मुलें *5हा: 'आणि'! *झह्ञानावस्थेतील 
आपल्या: पूर्वीच्या नासनांप्रमाणे. वागूवर्वू- नका; :१५ तर 
जरवाने- तुम्हांस : प्राचारण-- केलें ::तो जसा :पत्रित्र-आहे-तसे 
तुंग्दीहि ,सवे अ्रलतपररच्या भाचरणांत-प्ित्र:व्हा;.:१६ कारण: 
(ही प्रवित्रःआहे. यास्तव तुम्ही प्रतरित्र:व्हा;.2 प्रसा झाल 
लेख: आहेः १५'जो.-जोंड- तंःप्राइतां-अस्येकाच्या कमी 


: | प्रमाणे त्याचा : न्यास (क्ररिती- त्माला ' जर -तुम्ही, पिता 
मः | म्हणून हाक: मारिता :तर:.आपल्या. प्रब्रासाच्य' काळांत 
प्रशंक्ता; | भिऊन वागा. :१८ वाडवडील - माणसांच्या परंपरेने चालत 


आलेल्या . आपल्या व्यर्थ वागणुकीपासून सोनें, र्पें अशा 
नोवंत ' वस्तूंनी -नव्हे, १९ तरं: निष्कलंक<ब निर्दोष 
कोकरा, असा जो लिस्त, त्याच्या मूल्यवान रक्ताने तुही 


मुक्त झालां आहां हें घ्यानांत ठेवा. २० जगाच्या स्थापने” 


पूर्वी त्याचें पूर्वज्ञान झालें होतें; तोच काळाच्या शेषटी 
तुम्दांसाठी प्रकट झाला; २१ तुम्ही त्याच्या द्वारें देवावर 


र्ड 


चेत्राचें पहिलें पन्न 





_् ठेवणारे झालं. आहां; त्या देवार्नेच त्याला मता- 
अस्येंतून उठवून त्याचें गौरव केलें, यामुळें तुमचा विश्वास 
व. आशा देवावरं आहे. २२ निष्कपट बंधुप्रीति उत्पन्न 
होईल -असे आपले जीव सत्यपालनानें शुद्ध करून एकमे- 
कंवर मनापासून निष्ठेने प्रीति करा; २३ कारण तुम्ही 
नाशवंत बीजापासून नव्हे, तर अविनाशी. बीजापासून 
म्हणजे “ देवाच्या सदाजीवी व टिकणाऱ्या * वचनाच्या 
द्वारें पुनः जन्मविलेळे आहां 
२४ कारण 
सचे मानवजाति गवतासारखी आहे;. . 
आणि तिचें सवे गौरव गवताच्या 
फुलासारिखें. आहे. 
गवत सुकते व त्याचें फूल.गळतें; . 
२५ परंतु प्रभूचें वचत सवेकाळ टिकते. 
ज्या वचनाची “ सुवार्ता ? तुम्हांस * सांगितली तें 
हेंच आहे.. 
१ थास्तव सवे दुष्टभाव, सवे कपट, ढोंग, हेवा 

|. व सवे दुर्भोषणें सोहून, २, ३ ' प्रभु कृपाळू आहे 

याचा तुम्हीं अनुभव घेतला आहे, ' तर्‌ नूतन जन्म- 
लेल्या. बालकांसारखे तारणासाठीं व्रद्धि होण्यास आध्यात्मिक 
निऱ्या दुधाची इच्छा धरा; ४ मनुष्यांनीं नाकारिलेला तरी 
देवाच्या दृष्टीनें ' निवडलेला व मूल्यवान्‌ - असा जो 
जिवंत धोंडा त्याजवळ आल्याने, ५ तुम्हीहि आध्या- 
त्मिक मंदिर, जिवंत धोंडे, देवाला आवडणारे असे 
आध्यात्मिक स्वरूपाचे यज्ञ येद्व ल्लिस्ताच्या द्वारें अर्पिण्या- 
साठीं पवित्र याजकगण असे रव्िळे जात आहां.. 
६ कारण शासत्रांत असा लेख आहे: 

पाहा, निवडलेली, मूल्यवान्‌ अशी कोनदिला सी 
सीयोनांत बसविर्तो; 

: तिच्यावर विश्वास ठेवणारा फजीत होणार नाहीं. 

७ यास्तव तुम्हां बिश्वास ठेवणाऱ्यांस सन्मान. मिळणार; 
जे विश्वासाला अमान्य आहेत. त्यांस, 
बांधणाऱ्यांनीं नापसंत - केलेस. द्द 
तोच कोनशिला झाला; : 

< आणि ठेव लागण्याचा थोंढा 






अ० १५२१-२५२५ 





व॑ अडखळण्याचा खडक अंसा झाला; 
. ते वचनाला अमान्य असल्यानें. ठेच खातात, 
त्यासाठीं ते नेमलेहि होते. ९ तुम्ही तर ' निवडलेला वंश, 
राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे ' स्वतःचे लोक ? 
असे आहां; * यासाठीं कीं ' ज्यानें तुम्हांस अंधकारांतून 
काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशांत पाचारण केलें त्याचे 
युण तुम्हीं प्रसिद्ध. करावे” १० ते तुम्दी पूर्वी “ लोक 
नव्हता, ' आतां तर * देबाचे लोक आहां; तुम्हांस दयेची 
प्राप्ति झाली नव्हती, ' आतां तर “दया मिळाली आहे. * 

११ प्रिय बंधूंनो, जे तुम्ही परदेशी व प्रवासी-आहां 
त्या. तुम्हांस मी विनंति करितों कीं 'जिवाबरोबर लढणाऱ्या 
दैहिक वासनांपासून दूर राहा; १२ विदेशी लोकांत आपलें 
आचरण 'चांगळें ठेवा, यासाठीं कीं ज्याविषयी ले तुम्हांस 
दुष्क्मी समजून तुम्हांविर्द्द दुभोषण करितात त्याविषयी 
त्यांनी तुमचीं सत्कर्मे. पाहून ' समाचाराच्या दिवशीं” 
देवाचें गौरव करावें. 

१३ मनुष्यांनीं स्थापिलेल्या प्रत्येक व्यवस्थेला प्रभूकरितां 
अधीन असा; राजा श्रेष्ठ, म्हणून त्याच्या, १४ आणि 
अधिकारी वाडेट करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठीं व चांगलें 
करणाऱ्याची स्तुति करण्यासाठीं त्याचें पाठविलेले, म्हणून 
त्यांच्या अधीन असा. १५ देवाची इच्छा अशी आहे कीं 
तुम्ही. चांगळें करण्याने . निर्बुद्ध मत्ुष्यांच्या 
अज्ञानाला कुंठित करावें; .१६ आपली. स्वतंत्रता ही दुष्ट- 
पणाचें झाकण न करितां तुम्ही स्वतंत्र, तरी देवाचे दास, 
असे असा. १७ सर्वांस मान द्या. बंधुवग्रोवर प्रीति करा. 
“देवाचें भय धरा. राजाला मान द्या. 

सेवेचा अर्थ 

१८ घरच्या चाकरांनो, तुम्ही आपल्या भन्याच्या 
अधीन असा; जे चांगले व सौम्य त्यांच्याच केवळ नव्हे, 
तर जे कठोर: त्यांच्याहि पूर्ण 'शयाने भधीन असो. -:१५ 
कोणी हिघेरचिंतने कॅरून:अन्यायाने-आहेलीं दुःखें सोले 





चांगठें करीत असूनहि दुःख ऑगिणे: व ते शातील सोसणे 


२६५ 


अ०: २५४२०-३५१८ 


घेत्राचें पहिळें पत्र 





हे देवाला योग्य असें यो आतया य र य २१ यक्ष्वकरितां* तुम्हांस 


साठ. दुःख सोशिलें; तुम्हीं त्याच्या पावंलांस': अंजुसरावें 


म्हणून तुम्हांकरितां कि्ता घाळून: ठेविला. आहे;-रर त्याम 
“पाफ केलें नाहीं, आणि त्याच्या सुखांत. कपट; आढळले ' 
नाही; २३ त्याची निंदा. होत असतां:त्याने-उलट निंदा 
केली नाहीं; दुःख सोक्षीत असतां त्यानें चमनकाविठें नाहीं; . 
तरःयथार्थ न्याय':करणाऱ्याकडेसे सवे-सोपवून दिलें. २४ 


"त्यानें . स्वतः लुंमरची. आमचीं 'पापे”* स्वदेहानें. "वाहून? 
खांब्मवदं:; 'नेलीं,' यासाठीं: क्रॉ. आपण: पापाचरणासंबंधानें 
मरत! होऊन--धार्सिक -आरणासाठी जीवंत राहावें; त्याला 
बैसलेल्या, “ मारांच्या.  वळांनीं:. तुम्ही निरोगी झालां... २५ 
तुम्दी.. मेंढरांसारखे. भटकत होतां; परंतु: आज्ञा तुमच्या 
जिवांचा मेंढपाळ व अध्यक्ष याजकडे माघारे फिरलां आहां. 
पति ब पत्नी 

१ र्त्रियांनो, तुम्ही तशाच आपापल्या 'नवर्‍याच्या 

छे. अधोन असा; यासाठी कॉ. कोणी वचनाला, अमान्य 
असले, २ तरी तुमचें . मिडस्तपणाचें; पवित्र 'चतैन 
पाहून वचनावांचून आपल्य स्रियांच्या वर्तनाने ते मिळवून 
घेण्यांत यांचे. ३ तुमची शोभा केसांचे मुंफरशें, ; सोन्याचे 
'हगिने घालणें, किंवाःपोशाके'करणें मनीं भाहिरून आणलेली 
नॅसांबी; ४ तर जो. सौम्य व शांत आत्या देवाच्या दृष्टीने 
बहुमूल्य आहे त्यानें; म्हणजें. अंत:करणांतील गुप्त मनुष्य- 
पणाने, जी अविनाशी शोभा ती असावी. ५ याप्रमाणें 
पूर्वी, देवोवर आद्या: ठेवणाऱ्या पवित्र स्ियांनींहि आपा- 
पल्या : नवर्‍्यांच्या अधीन राहून आपणांस शोभविलें; ६ 
तशी सारा अन्नाहांमांला “वनी” म्हणून त्याच्या आज्ञेत 


राहिली; तुम्ही चांगळें करीत. राहिल्यास व कोणत्याहि भय- | 


प्रद गोष्टीची भीति: न घाळगल्यास, तिची आतांःसुलें झालां 
'७:नबंर्‍्यांनो,.तसे तुम्ही आपल्या: स्त्रियांबंरोबर, त्य़ा 
आधिक नाजूक पात आहित.म्हणून, सक्षतेने सहवास ठेवो; 
जीकनरूपी “कृपादानाचे-त्यांचे वतनंबंधु -असे तुम्ही. त्यांना 


_ मांत द्या; म्हणजे तुमंच्या-य्रार्थनांला व्यत्यय येणार' नाहीं 





१ सुळात : एंपित्कोप 


:ल्लिस्तनिष्ठ मनुष्यास शोअगणारी सद्दानुभूलि 
"- सारांश, तुम्ही सवे एकचत्त, समसुखदु:खी, बंधु- 
भ्रीति करेणारे, कनवाळू, नम्र मनाचे असे व्हा; ९ वाइटा- 
बहल वाईट, निंदेबद्दह निदा असें करू नका; तर उलट 
आज्ञीवौद द्या; आशीर्वाद हें वतन मिळण्यासाठी तुम्हांला 
पोचारण करण्यांत आलें आहे. 
१० ' कारण 

जीबित आवडते व्हावें, 

व चांगले दिवस पाहावे, 

: अशी ज्याची इच्छा आहे, 

त्याने दुभोषणापासून आपली जिव्हा 

व कपटी भाषणापासून आपले ओठं आवरावे. 
११ त्याने वाइटाचा त्याग करून बरें तं करावे: 

त्याने शांतिप्राप्त्यर्थ प्रयत्ने करून हान 

तिचें अवलंबन करावें 

१२९ कारण परमेश्वराचे नेत्र धार्मिकांवर असतात, 

व त्यांचे कान त्यांच्या बिनंतीकडे असतात; 

तरी वॉईंट करणाऱ्यांवर परमेश्वराची नजर आहे. 
अन्याय सोज्षीत राहर्णे व खिस्ताचे उदाहरण 
_ १३ जर तुम्ही चांगल्यांची आस्था धरणारे आहां तर 
तुमचें वाईट करणारा कोण ६८ १४ आणि जरी तुम्हांला 
धार्मिक्ततेंमुळें दुःख सोसावे लागलें, तरी तुंम्ही धन्य; 
“त्यांच्या भयाने भिऊं नका व घाबरू नका; ९५ तर ख्रिस्त 
“प्रभु, याला आपल्या अंतःकरणांत “पवित्र माना; ' आणि 
तुम्हांमध्यें जी आशा आहे तिची बिचारपूस करणाऱ्या 
प्रत्येक इसमाला उत्तर देण्यास नेहमीं सिद्ध असा; तरी तें 
सोम्यतेनें व भिडेन द्या; १६ तें सद्भाव धरून द्या; 
यासाठीं कीं ज्याविषयी तुमची निंदा होते, त्याविषयी 
स्रिस्तामधील तुमच्या सट्टतेनावर . आळ. घेणाऱ्यांनी 
लज्बित व्हावें. १७: चांगळें करूनहि. दुःख . सोसार्से 
अत्ती देवाची इच्छा असली, तर बाईट करून दुःख 
सोसण्यापेक्षा तें. बरें आहे. १८--कारण आपल्याला देवा- 
जवळ नेण्यासाठी ख्रिस्तानेंहि पापांबद्दल; म्हणजे धार्मिक 
पुरुषाने अधार्मिक लोकांकारेतां, एकदा दुःख सोशिलें; तो. 


: देहरूपें जिवे मारिला गेला. -आणि आध्यात्मिकरीत्या. 


२६६ 


पेश्नाचे पहिले पत्र: . 


- अ० ३१५१ ८-१५४२ 





जीवंत:केला गेत्म;::-१९- त्या : आत्म्याच्या रूपाने त्यानें 
जाऊन. बंदिशाळेंतील आत्म्यांजवळ घोषणा केली. २० 
पूर्वी नोह्मच्या दिवसांत, तारवांत थोडके म्हणजे आठ 
प्राणी पाण्यांतून वांजेविण्यांत आळे; ते तारू तयार होत 
असतां देवाची सहनज्ञीलता वाट. पाहत होती, .त्या 
दिवसांत ज्या आत्म्यांनीं अवमान केला तेच हे होते; २१ 
त्या पाण्याचा नमुना जो बासिस्मा, त्याच्यायोगें देहाचा 
मळ दूर करणें नव्हे, तर -चांगठें. मन राखण्याचा 
देवाबरोबर करार करणें हीय; तो. आतां येश. ज्िस्ताच्या 
पुनः उठण्याच्या द्वारें तुम्हांस तारीत आहे. २२ तो 
स्वर्गात जाऊन देवाच्या उजवीकडे आहे आणि : त्याच्या 
स्वांधीन : देवदूत, अधिकारी व सत्ताधीश हे .ठेविले 
आहेर : 
पापाचा त्याग करणे 


१ खित्तार्ने देहरूपें दुःख सोशिलें तर्सेच तुम्हीहि | 


७ तेंच मनोडृत्तिरूपी शत्र धारण करा; कारण ज्यानें 
देहाने सोरिलळें आहे. तो पापापासून निवृत्त झाला 
आहे; २ ह्यासाठी कीं तुम्ही आपलें उरलेलें देहिक “आयुष्य 
मनुष्यांच्या वासनांप्रमाणें नव्हे तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे 
घालवावे. ३ कारण विदेशी लोकांना आवडणारीं करम 
करण्यांत, म्हणजे कामासक्ति, बिषयवासना, मद्यासक्ति, 
रंगेलपणा, बदफैली व अमंगळ मूर्तिपूजा यांत --राहण्यांत 
ओो काळ गेला तितका पुरे; ४ तुम्ही त्यांच्या दंगलाच्या 
भरांत त्यांजबरोबर धावत नाहीं ह्याचें त्यांस नवल वाढून 
ते ठुमची निंदा. करितात; ५ जो जीवंतांचा व . मतांचा 
न्यायनित्राडा करण्यास तयार आहे त्याला ते हिशेब देतील. 
६. सुवाती. म्रतांनाहि सांगितली होती, यासाठीं. कीं 
मनुष्यांनुसार त्यांचा देहसंबंधानें न्यायनिवाडा व्हावा, पण 
त्यांनीं आत्म्याने देवानुसार जगावे. 
> '७ आतां सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे; यास्तव 
मर्यादेने राहा, व प्रार्थना. करण्यासाठीं सावध असा; ८ 
मुख्यतः एकमेकांवर. एकनिष्ठेने प्रीति करा; कारण ' प्रीति 
पापांची रास झाकून : टाकिते. ' ९ कुरकूर न करितां 


एकमेकांचा पाहुणचार करणारे व्हा; १० प्रत्येकाठा. जसें । नव्हे, तर देवाच्या इच्छेप्रसर्णे !संतोबयाने. नव्हे, तरु देवाच्या इच्छेप्रमर्णे संतोब्राने त्योनी, देखरेश स्वतची 


कृपादान मिळालें आहे तसें देवाच्या नानाविध . कृषेंच्या 


चांगल्या कारभाऱ्यांसारिखे-.ते. एकमेकांच्या कारणी लावा; 
११ भाषण करणाऱ्याने आपण देवाची वचने बोलत आहों 
असें “बोलावें; सेवा. करणाऱ्याने, . तौ आपण देवाने . 
पुरविठेल्या शक्तीने करीत आहों, अक्षी करावी; यासाठीं 
कीं सवे गोष्टींत येक ल्ित्तताच्या द्वारें देवाचे गोरव व्हावें; 
गौरवः व पराक्रम हीं युगानुयुग त्याचीं आहेत. आमेन. 
5खिस्तासाठीं दुःसखसहन करण्याचा हक : 
१२ प्रिय बंधूंनो, तुमच्या परीक्षणासाठी जें तीत संकट 
तुम्हांवर आलें आहे . त्यावरून आपणांस कांहीं अपूर्व झालें 
असें वाटून त्याचें नवल मानूं नका; १३ ज्यापेक्षां तुम्ही 
ल्रित्ताच्या दुःखाचे वांटेकरी झालां आहां त्यापेक्षां आनंद 
करा;!म्हणंजे त्याचें. गौरच प्रकट होण्याच्या ओेळेसहि तुंम्ही 
उल्लासार्ने.आनंद कराल. १४ “ ल्तिस्ता ) च्या. नांबामुळें 
तुमची निंदा होत असल्यास *: तुम्ही धन्य आहां; कारण 
गौरवाःवा आत्मा उ्हणजे' “ देवांचा आत्मा २ तुंग्हांवर 
येऊन. “ राहिला आहे..' १५ तरी खून करणारा, चोर, 
दुष्कर्मी, किवा दुसऱ्यांच्या कामांस ढवळाढवळ 
करणारा असें होऊन कोणीं दुःख सोसूं नये, १६ खिस्ती 
आहे. म्हणून कोणी दुःख सहन करितो तर त्याने लाजू 
नये; त्या नांवामुळें देवाचें गौरव करावें. १७ देवाच्या 
“ घरापासून ' न्यायनिवाख्यास. “ आरंभ होण्याची वेळ 
आहे; आणि तो आरंभ प्रथम आपल्यापासून झाला, तर 
देवाच्या .सुवार्तेचा अवमान करण्याऱ्यांचा परिणाम काय 
होईल ९ १८ * थार्मिक इसम जर कट्टाने तरतो तर 
अनीतिमान्‌ व पापी इसम याला ठिकाण कोठें मिळेल १ 
१९ यामुळेंच देवाच्या इच्छेप्रमाणे दुःख सहन करणाऱ्यांनी 
खकुृति करीत आपले जीव विश्वासू उत्पन्नकत्याला सोपून 


द्यावे. _ 
वडिलांना बोध . 
१ तुम्हांतील वडील मंडळीला, जो मी सोबतीचा 
९९ वडील, लिस्ताच्या दुःसांचाः साक्षी:कप्रकर शेणाचा 
गौरवाचा > विभागी तो. मी :-कोघ: वारितो; 2): तुम्ह” 
मधील .देवाच्या-कळपा्वे: पालम रा; "मारे फ्डले 








कसुळींस : प्रेस्वुतर 


२६७ 


अ० ५:२-र पेत्र १५११ 


करा; द्रव्येलोभानेंहि नव्हे तर उत्सुकतेने करा; ३ तुमच्या 
दिम्मतीच्या लोंकांवर धंनीपण करणारे असें नव्हे, तर 





कळपाला- कित्ते व्हाल असें. करा; ४: मग मुख्य मेंढपाळं 


प्रकट होईल तेव्हां तुम्हांस गौरवाचा न कोमेजणारा हार 
प्राप्त होईल. ५ तसेंच तरुणांनो, वडिलांच्या अधीन 
राहा, आणि ऐकमेकांची. सेवा करण्यासाठीं तुम्ही सवे जण 


नश्रतारूपी कमरबंद बांधा; कारण ' देव शेविष्टांचा विरोध . 


करितो, आणि लीनांवर॑ कृपा कसतो. ? - 

सर्वेसामान्य बोध 
:. ६ योहतब'- देवाच्या - पराक्रमी: हातोखालीं छौनःघ्हा, 
यासाठी कीं ह्यानें योग्य. वेळीं तुम्हांस: उंच करावें. ७ 
त्याजबर' तुम्ही. € आपलीं ' संवे * चिंता टाका) कारण तो 
तुमची काळजी घेतो. ८ सावध असा, जागे राहा; तुमचा 
शत्रु-सैतान हा:गर्जेणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावें हें 


पेत्राचें पहिळें पत्र-पेत्राचें दुसरें पत्र 





शोधीत फिरतो; ९ त्याच्याविरुद्ध विश्वासांत टढ असें उभे 
राहा; जगांतील तुमच्या बंधुवर्गीला हींच दुःखें नेमल्याप्रमाणें 
होत आहेत हें लक्षांत असूं द्या. १० ' तुम्ही थोडा वेळ 
दुःख सोसल्यावर, आपल्या सावेकालिक गोरवांत याचें 
म्हणून ज्यानें ख्रिस्तामध्यें ठुम्हांस पाचारण केलें तो सवे 
कृपेचा देव स्वतः तुम्हांस पूर्ण, रढ व सबळ करील; ११ 
त्याळा युगानुयुग पराक्रम असो. आमेन. 

“- "१२ माझ्य़ा मतें विश्वासू असा आपला बंधु सिल्वान 
याच्या हातीं मीं थोडक्यांत हें लिहून पाठवून ह्यांत बोध 
केला आहे व साक्ष दिठी आहे कीं ही देवाची खरी कृपा 
आहे, हिच्यांत तुम्ही दृढ राहा. १२३ बाबेलांतील तुम्हां- 
सारखी निवडलेली ( मंडळी ) तुम्हांस सलाम सांगते; आणि 
माझा पुत्र मार्क हाहि सांगतो. १४ प्रीतीच्या चुंबनाने 
एकमेकांस सलाम करा. 

ख्रिस्तामधील तुम्हां सर्वांस शांति असो. 


पेत्राचें दुसरें पत्र 


_ समस्कार न 

१ आपला देव व तारणारा येक ख्रिल्त यांच्या 

६ न्यांय्यत्वानें आमच्यासारखा मोलवान्‌ विश्वास मिळा- 

लेल्या लोकांस, येशू स्त्रिस्ताचा दास व प्रेषित शिमोन 

पेत्र यांजकडून; २ देव आपला प्रभु येश्‌ यांच्या: ओळखीनें 

तुम्हांला कृपा वे ज्यांति विपुल मिळो. 

खिस्ती मनुष्याचे हक्क व शील 

३ ज्यानें तुम्हांआम्हांला आपल्या गौरवाने व सत्त्वाने 

पाचारण केलें त्याच्या ओळखीच्या द्वारें, त्याच्या दैवी 

सामर्थ्याने, जीवनास व सुभ'क्तीस जें सवे कांहीं साधक तें 

आपल्याला दिलें आहे, हें तुम्हांला माहीत आहे; ४ 

त्यांच्या योगें मोल्वान्‌. न अति महान्‌ अशीं वचने. आप- 

ल्याला देण्यांत. आलीं “आहेत, ' यासाठीं कीं त्यांच्या द्वारें 

तुम्हीं वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगांतील -श्रंधिता चुकवून 


इेश्वरी स्वभावाचे विभागी व्हावे. ५ याच कारणानें तुम्ही 
होईल तितका प्रयत्न चालवून आपल्या विश्वासांत सात्वि- 
कतेची, सात्त्विकतेंत ज्ञानाची, ९ ज्ञानांत इंद्रियदमनाची, 
इंद्रियद्मनांत धीराची, धीरांत सुभक्तीची, ७ सुभक्तींत 
बंधुप्रीतीची व बंधुप्रीतींत प्रीतीची भर घाला; ८ कारण 
हे गुण तुम्हांमध्यें असून बाढते असले तर, आपला प्रभु 
येश्‌ ख्रिस्त यांच्या ज्ञानाविषयीं तुम्हीं निरद्योगी व निष्फळ 
होऊं नये, असें ते तुम्हांस करितील. ९ ज्याच्या अंगीं 
ते नाहींत तो अंधळा आहे, अदूरदर्शी आहे, त्याला 
आपल्या पूर्वीच्या पापांपासून शुद्ध झाल्याचा विसर पडला 
आहे. १० यास्तव बंधूंनो, तुम्हांस झालेळें पाचारण व 
तुमची निवडणूक ह्यासंबंधार्ने खातरी करून घेण्याबद्दल 
विशेषतः प्र्यत्त करा, असें तुम्हीं केल्यास तुमचें पतन 
कधींच होणार नाहीं; ११ आणि त्या प्रकारे आपला प्रभु 


- २६८ 


पेत्राचे दुसर क्त 


सोरगाराध्येश .ख्िस्तःयाच्या सावकाठिक राज्यांत -प्ररास्त- 
चगः्तुर्के प्रवेश होईल. 
जॉाशूत राहण्याबाजत इणारा 
4१२९ या कारणास्ततर्वःजरी तुम्हांला या गोष्टी कळतात 
आणिःुम्हांस.आत्त-झालेल्या” सत्यांत तुम्ही स्थिर. झालेले 
आहा: तरी “तुम्हांडी* त्यांची : नेहमी. -आठंबण : देण्याची 
सीःकोळनीउ्छेवीस.*: 9३ मी 'याज्मंडपांत :आहे. तोंपर्यंत 
तुम्हांस आठवण देऊन जारूल करणें: हेमंला-उच्चित:वाटतरें 
१४. कारण मला. ठाऊक आहे .कीं आपल्या प्रभु येशू 
सिंस्ताने मला. कळविल्य़ाप्रमाणे. मळा आपला मंडप एकॉ' 
एकीं; काढावा. लागणारे. आहे; 4० आणि माझें. निर्याणं 
झाल्यावरहि :त्या गोष्टींची. आठवण सर्चदा- तुम्हांस करितां 
मरावी. म्हणून मी होईल. तितकें.करीन. 4६ 'कास्पा चातुर्याने 
कल्पिलेल्या ..कथांस. अनुसरून आम्हीं- आपल्यां/प्रमु: येशू 
शरिस्ताचा पराक्रम घे आगमत ह्यांसंपंधानं तुझद्ठांस्ॅ-कळविळे 
असें त्राही; ततर: आम्ही.त्याचे. महत्त्वःप्रत्यक्ष पाहग्रार होतों; 
- कळतत्यालाःदेवपित्यापासुन सत्त्मान'“व गोरक.मिळालें; तेव्हां 
- ऐश्र्यशाऊी सोरबाच्या :द्ारें अक्षी वामी. झालीः को. ह्य 
माझा पुत्र, मस्त: ;प्रसप्रेम : आहे,” याजिविक्रय़ींस्मी संतुष्ट 
अहह... १1 ्ास्दी पवित्न .डोंगसत्रर त्याजवरेबर;;असतांना 
- झाकाशांतूत्त झओठेळीःही राणी ऐकली, १९ शिकम्रःअशिक 
निश्ित:-असषेंः संदेच्यांचें... वत्वन---आव्हांजवळ आहे; : तें 
अंबक काणी :अक्राश:-- पाडणार्‍या ,गदिव्याप्रमारणे-“ आहे. 
कुक्तच्य़ा अंतःकरंणांत*दिवसः उजाडेपर्यरत-च पहाछवा :तास 
उगन्नेपर्यस -सुम्ही «त्याकडे लक्ष द्याल तर -कंगले होईल;:३० 
हॅ प्रथस म्रनांत आणावयाते.कीं शात्रांतील कोणत्याहि संदे 
श्या स्वतःच्या कल्पनेने -उल्गळ्य .होत नाहीं; २१ कारण 
संदेदी मनुष्यांच्या इच्छेसें.कधीं झालेला. नाहीं; तर 'पवित्र 
आ्म्याने ' प्रेरित झालेल्या मनुष्यांनीं देवापासून तो सांगि- 
तहेला आहे. र 
खोटे खंदेटे वः पापी जीवनक्रम | 
च. त्री ( इख्राएठ)) लोकांतहि. खोटे संदेे..होतेः 
२ तरे ठम्दांतहि खोटे शिक्षक उतन्न- होतील; ते जाश- 
... क्ारंकःपाखंडी मले गुप्तपणे प्रचारांत आणितील;- ज्या 






अर .१५११ २९५१३४ 






स्वामीचे त्यांस: विकत.: घेतलें त्यालाहि : ते; -नाधा तीळ]: 


आणि्‌/झोफ्णांकर आकस्मिक नाश "ओढवून. मेकीर, 

त्यांच्या कामातुरमणाच्या आचरणाचे ..अनुकस्म.:सुष्कळ 
लोंकनकरितील; त्यांच्यामुळे. सत्यमार्गाची निंदा. होईल-३ 
ते -लोभाचिष्ट होऊन कृत्रिम भाषणाने तुम्हांवर पैसे -मिळर 
वितीलुल्त्यांच्याकरितां नेमळेला दंड : पहिल्यापासूनच 
विलंब्र करीत्त:नाहीं; आणि, त्यांचा: नाश डुकल्सा- सात कोडी . 
अ ज्या-ेवकतांती: पाप केलें त्यांस देवाने ,सोडिलें माही; 
तर . ह्यास: :नरकांत. «टाकिले आपि. .न्यामतिवाच्यकरितां. 
राखूत:झंध्चकारमय खळम्यांत: ठेविलें; '५ त्यानें .प्रा्रीन 
जगादाहि सोडिले नाहीं, तर अभक्तांच्या जगावर जलप्रलय 
आणिला आणि;धरार्गिकतेचा,. उदेशक :नोहा याचें. सात 
जणांसह: रक्षण केलें;: ६. पुढें होणाऱ्या अभक्तांस. तृदाहर्ण 
देण्यासाठी, ':सद्मेम:- क्र< ग्मोरा.. हीं नगरे -.भस्म. करून 
त्यास  ब्रिध्वंसाज्ञी' शिध्ष्मु:.. केली; ७- आणि. -अधार्मिक 
होकांच्या. कामातुरु :..वर्तनाने. क्रासळेला- श्रार्मिक- कोट 
याची सुका केली;:< (तो धार्मिक-रजनुष्य :त्यांच्यामध्यें 
याहत ::होत&र तेह्हयं .त्यांची. अधारसिक्र कृत्ये पळून द 
ह्यांकिषर्यी: छेळून 'ब्याचा-श्रर्मशील:-जीव, दिवसेंदिवस कासा: 


, वीस: होत होता.) & :मक्तिमान, लोकांस: .परीक्षेंतून, सोड- 


विणें वरभ्रासिक लोकांस दिक्षा भोगीत* न्यायाच्यू .- दिव: 
सासाठी राखून ेबणें; हे; अभूढा.. कळतें...) ०... विश्वेप्रत 
असंगळपणाच्या :बासनेले : देहोपभोगाच्या पाढीस ळागणारे 


' व अधिकार तुच्छ मानणारे यांस राखून . ठेवणें. हे. प्रभूला 


कळतें. ब्रे:डडंट, “कन्छंदी, क्लोसंची.-रिंदा., करण्यास न 
मिणारे,. असे 'आहेत..: ११ ब्रळूरने "च . पराक्रमाने अधिक 
असे देववूतहि-प्रभूयमोर त्यांस निंदून दोषी ठरवीत नाहींत 

१२ ते निबुद्ध प्राणी ;स्त्रत:ःस: कळत. नाहींत अद्ांविषयीं 
निंदा. करीत असतात;.पकडळे जाऊन, त्यांचा नाश व्हावा 
एवढ्यासाठी जन्मलेल्या पद्यंसारखे ते आहेत; त्यांचा. . 
स्वतःच्या अष्टतेनें नाझ होईल. १ २.अधमोचरणावें वेतन. 


| म्हणजे अपकार हा. त्यांच्या पदरीं. पडतो; “एका दिवसाची 


बैनबाजीः हें.ते सुख मानितात; ते. डाग ब -कलंक आहेत; 
वुम्दांबरोबर मेजवान्या खातांचा कपटाच्या मौजा मारितात. 


*! १४ त्यांचे: झेळे: वेश्‍्याकुतीने भरळेळें आणि पाप. करण्या 


२६९ 


अ०:2२९५१४-३५१६ 
से “हावरे आहेत; ते अंस्थिर मनांच्या लोकांना 
मोह 'चालितात; त्यांचें हॅदय लोभाला सवकलेळे आहे; ते 
झापांची मेळे आहेत; १५. ते सरळे मॉर्ग सोडून बहकळे, 
बौरांचो. पुत्र बलाम याच्या मार्गाला ते अनुसेरंळे; त्याला 
- अधंमांचं वेतन प्रिय होतें.. १६ त्याला त्यांच्या उद्लंघनांबद्दल 
वाग्देडे झाला; मुक्या गाढवाने मनुष्यंवाणीने 'बोळूनं संदे 
चाचा वेडेपणा थांबविला. १७ते जल्झून्ये क्षरें, वादळाने 
उंढविंडेले धुरे, असे आहेत; 'त्यांच्यासाठी "पैनाधिकाराची 
- काळोखी राखलेली आहें. १८ अरंमांत असण्या लोंकांतूनं 
ते'बोहेर पडले न पडले तोंच ते लोक त्यांस-व्यर्थपणांच्या 
फुगीर गोष्टी सांगतात वं दैहिक वासंनांधीन “करून. त्यांस 
. कॉमातुरपणाचे मोह घालितात. १५ से:स्यांस. : स्वतंत्रतेचें 
ववॅन देतात. आणि स्वत: तर श्रष्टतेचे:दॉसे भाहेत; कारण 
ब्योमे एकाद्याला जिंकून घेतलेळें असतें त्याचा तो दासहि 
बनलेला असतो. २० प्रभु व तारणारा ये. लिस्त याच्या 
ज्ञानंद्वारे :जगाच्या मळांतून सुटल्यावेर-र्‍ते थुंनः जर त्यात 
गुंतून त्याच्या अधीन झाळे तर. त्यांची शेवटली दद्या 
पहिल्या दशेपेक्षां वाईट झाली आहे. ९१: कारणं घार्मिक- 
तेचा मार्ग समजून आल्यानंतर आक्णास च्ळेल्या पवित्र 
आहेपासून परावृत्त होणे, यापेक्षां तो न समजणे हें त्यांस 
बरे होते. २२ ' आपल्या ओकीकडे परतेटेंठे कुत्रें ! 
गाळात लोळण्यास 'अँग धुतल्यानंतर परतठे्ली .“ डुकंरीण 
होशी जी खरी. म्हणे आहे. तिच्यांप्रमार्णे “ त्यांची गोष्ट 
झाली आहे. . 
ख्िस्तांच्या पुसरागमनांचा दिवस 
'* १ प्रिय बंधूंनो, आतां हे. मी तुम्हांस दुसरें पत्र 
छे लिहीत आहें; या दोहोंमध्ये. मी. आठवण देऊन 
__ * तुमच्या सात्विक मनाला जागेत करितों; २ यासाठी 
कॉ -पवित्र संदेष्यांनीं पूवी सांगिंतंलेल्या वंचनांची, आणि 
प्रमु व तारणारा यानें तुमच्या प्रेषितांच्या द्वारे दिलेल्या 
आज्ञिंची “आठवणं तुम्हीं करावी; ३ हॅ. प्रथम मनांत आणा: 
वयार्चे' की शेवटल्या दिवसांत आपल्याच वासनांम्रमाणें 
चारळणारे थेट्व्खोर लोक थक्च करीत येळनरम्हणतील : ४ 
त्यांच्या येण्याचे वचन आतां कोठें आहे. £ कारण वाट- 
_ . वडीलं निजले तेव्हापासून, 'उत्पंतीच्या . प्रारंभापासून; असें 





| वेत्राचें डुसरें पत्र 


चाळू आहे' तसेंच -सबे कांहीं राहिलें आहे. ५ हें तर.ते 
बुड्धिपुरःसर विसरतात कीं पूर्वी देवाच्या राब्दार्ने क्ञाकाश 
आणि पाण्यांतून- ब. पाण्याच्या योगें घडलेली अज्ञी पथ्वी 
हीं झालीं; ६ त्याच्या योगें तेव्हांच्या जगाचा. पाण्यानें 
बुडून नाझ झाला; ,'७ पण आतांचें आकाश व एभ्वीः ही 
त्याच शब्दाने अझीसाठीं राखलेली. आहेत; म्हणजे 
न्योयनिवाड्याचा व .अधार्मिक लोकांच्या . नाशाचा दिवस 
येईपर्यत; शिल्लक: ठेविळेलीं आहेत. . 

'८:तरी प्रिय बंधूंनो, ही एक गोष्ट तुम्ही विसरू नका 

कीं“ प्रभूला ! एक दिवस हजार . वर्षांसारिखा, आणि 

हजार वर्षे ' एका ' दिवसासारखीं ” आहेत. ९. कित्येक 
छोक : ज्याला . विलंब म्हणून म्हणतात तसा विलंब प्रमु 
आपल्या कचवनाविषयीं करीत नाहीं, तर तो तुमचें सहन 
करितो; -कोणाचा नाझ : व्हावा अशी त्याची इच्छा नाहीं, 
तर संर्वानी पेश्चात्ताप- करावा अशी आहे. १५.तरी प्रभूचा 
दिवस चोरासारखा येईल; त्या दिवशी आकाश मोठा नाद 
कंरीत सरून जडिल, स्ितत्वें त्त होऊन ल्यास जातील, 
आणि एथ्वी व तिजवरीळ गोष्टी उघडकीस येतील. 

:_ तयारी ठेवण्याची आवश्यकता - . 

११ तर “हॉ. सर्व अशी यास जाणारी आहेत म्हणूम 
पवित्रे वतणुकीत व सुभ्तींत राहूंस देवाचा दिवस येण्याची 
वोट पोहत व ती दिवस लवकर यावा. म्हणून खर्टॅपट करीत 
तुन्दी कसें असले पोहिजे ९ १२ त्या दिवसासुळें “आकाश? 
जळून . ल्यांसं जाईल : आणि: सष्टितत्वे : तप्त. 'होऊन 
“ वितळंतींल, ? . १३ तरी ज्यामध्ये - धार्मिकता वासं करिते 
असें “ नवें आकाश ? व * नवी. पृथ्वी ' यांची त्याच्या 
क्‍चनाप्रमाणें आपण वाट पाहत आहों. 

१४ यास्तव प्रिय बंधूंनो, ह्या गोष्टींची अपेक्षा करीत 
असतां, तुम्हीं त्याच्य़ा दृष्टीनें निष्कलंक व निर्दोष असें 
शांतींत असलेळें आढळावें म्हणून होईल तितके प्रयत्न 
करा. १५ आपल्या प्रभूची सहनता तारणच आहे असें 
समजा; आपला प्रिय बंधु पौल याला दिलेल्या ज्ञानाप्रमाणें 
त्यानेंहि तुम्हांस असेंच लिहिळें आहे; १६ आणि त्यार्ने 
आपल्या सवे पत्रांत ह्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. त्यांत 
समजावयास कठीण अशा कांहीं गोष्टी आहेत; त्यांचा अर्थ 


२९७० 


पेत्राचें दुसरें पत्र-योहोनाचें-पहिलें पत्र 





हअज्ञानी व:भरिकिर मनुष्ये इतर च्य विपरीत अर्थ 
करितात तसा त्यांचाहि.:ओहूनताणून करितात; त्यापासून 
ःत्यांचा: नादा: होणार:: १७ तर: प्रिय बंधूंनो, या गोष्टी 
बन्हांला पूर्वीपासून कळत आहेत, म्हणून तुम्ही अधरमा 


योहानाचें 


अ० ३५१६-५१ योद्याय रेएई 
करस 
लोकांच्या भ्रांतिप्रवाहांत सांपडून . आपल्या स्थिरतेंतुन, ढहू 
नये. -यासाठीं जपा; १८ आणि . आपल्य प्रभु $ तारणारा 
येशू झ्िस्त याच्या कृपेंत व ज्ञानांत वाडा. त्याला-आतां. वे 
अनंतकालपेर्यंत गौरव असो. आमेन. 





पहिलें पत्र 


खिस्तामध्ये प्रकट झालेल सायेकालिके जीबन 

-. ..१, २ जं प्रारंभापासून होतें, जें आम्हीं ऐकलें 
- |. आहे, जें आम्ही , आपल्या डोळ्यांनीं पाहिलें आहे, 

जें आम्हीं न्याहाळिळें व स्वहस्ते चाचपिलें, त्या 
जीवनाच्या झ्ब्दाविषयीं आम्ही सांगतों. तें जीवन प्रकर 
झालें, तें आम्हीं पाहिलें आहे, व त्याची साक्ष देतों; तें 
'सावेकालिक. जीवन पित्याजवळ होतें. व. आम्हांस प्रकट 
झालें, हे तुम्हांस कळवितों; २ जें. आम्ही पाहिलें व ऐकलें 
आहे तें तुम्हांसहि यासाठीं कळवितों कीं तुंमचीहिः आम्हां- 
बरोबर भागी. व्हावी; आपली भागी. तर. पित्याबरोबर व 
त्याचा पुत्र-येद्‌ ख्रिस्त याजवरोबर आहे; ४ तुमचाआमचा 
आनंद पूर्ण व्हावा म्हणून आम्ही हें लिहितो. 

____ देबसहवांस म्हणजे. पापाचा त्याग . 

- ५-जों निरोप आम्हीं त्याजपासून ऐकला आहे. तो तुम्हांस 
सांगतो; तो हाच कीं देव प्रकाश आहे, त्याच्या ठायीं 
मुळींच अंधार नाहीं... ६ त्याच्याबरोबर आपली भागी आहे 
असें 'जर “जपंण “म्हणतो "आणि अंधारांत 'चालतों तर 

आपण खोटें बोळेतों, :सत्याने ' वागत ' नाही; ७ पण 
जसां तो. प्रकांशांत आहे.! तसे जर आपण: :प्रकाश्यांत 
चॉलतो, तर .आपफ्ली एकमेकांबरोबर भाग्री- आहे; 
आणि त्याचा पुत्र येश, यांचें रक्त आपल्याला स्व 
पापापासून शुद्ध करिते. . ८ ऑपल्याला पाप नाहीं 
असें जर. आपण म्हणतों, तर. आपण स्वतःला 


फॅसवितों;: व आपल्या . ठायी सत्य नाददी.. ९ जर आपण 


स्वतःची पार्पे पदरी घेतो, तर तोः विश्वासू व न्याय्री- आहे 


| म्हणून आपल्या पापांची क्षमा कराळ, व आपल्याला सवे 
अधमांपासून शुद्ध करील. १० आम्हीं पाप केलें नाही, 
असें जर आपण म्हणतों, तर आपण. त्याला लबाड करितों, 
आणि त्याचें वचन आपल्या ठायीं नाहीं. 
$ अहो माझ्या मुलांनो, :तुम्हीं पाप करूं. नथे 
. म्हणून हॅ मी तुम्हांस लिहितो. जर कोणीं पाप केलेच, 
तर धार्मिक असा जो येश्यू. ख्रिस्त तो पित्याजवळ 
आपला. कैवारी आहे; २ तोच आपल्या पापांबद्दल प्राय- 
श्वित्त आहे; _आणि आपल्याच पापांबद्दढ केवळ नव्हे तर 
स्व जगाच्याहि वापांबद्दल आहे. 
आक्ञांकितपंण हे देवस्रहवासाचे प्रमाण दोय 


३ आपण त्योच्या आज्ञा पाळिल्या म्हणजे आपण 


| त्याला ओळखली हें आपणांसं 'कळून येतें. ४ मला त्याचें 


। ज्ञान. आहे असें म्हणून त्याच्यी आज्ञा जो मानीत नाहीं तो 
लबाड आहे, त्याच्या ठायीं सत्य नाही. ५: जो कोणी 
त्याचें वचने. पोळितो त्याच्ॅमिध्ये: दैवाची रीति खरोखर . 
पूणे झाली आहें; यारवंखूने. -आपल्याळॉ कळून येते कीं 
आपणं त्याच्या ठायी आहों. ६ मी. त्यांजमध्यें राहतो, अंसें 
म्हणणाऱ्याने तो चालला तसें स्वतःहि चाललें पाहिजे. 

“ ७ प्रियजनहो, मी तुम्हांस नवी आज्ञां लिहीत नाही; 
जी प्रारंभापासून तुम्हांस ' दिलेली जुनी : आक्ञा तीच 
लिहितो; जें ' वचन. तुम्हीं ऐकळें तें ती:जनी आज्ञा आहे. 
८ मी पुनंः तुम्हांस ती आह्ञा नबी अशी लिहितो; ती 
त्याच्या व तुमच्यासंबंधानें खरोखर तज्ञीच आहे; कारण 
-अंघार नाहींसा होतआाहे, वःखरा प्रकाश प्रकाशत आहे 


२७१ 


अं ५-३: 





करितो-तो अजून अंघारांतचं आहे. १० आपल्या बंधूवर 
प्रीति करणारा प्रकोशयांत “ राहतो, आंणि . त्याच्या ठबीं 
अडखळंण नसतें; ११ पणं आपल्या बंधूचा” द्वेष करणारा 
अंघारांत आहे. व अंघारांत चालतो; तो कोठें जातो हें 
त्यांचें त्याला ठाऊक नसतें, कारण अंधाराने त्याचे डोळे 
अंधळे केलेले आहेत. 

१२ मुलांनो, मी . तुम्हांस* लिहितो, कारण त्योच्या 
नांमामुळें तुमच्या पापांची तुम्हांस क्षमा झाली आहे. 


42 बापांनो, मी तुम्हांस लिहितों, कारण जो प्रारंभापासून” 


आहे त्याचें ज्ञान तुम्हांस झालेआहे. तरुणांनो; मी तुम्ह 
कितो, कारण दला तुमही जिकळे आहे. सुनो. मी 


तुंम्हीस -लिहिलें आहे;कारण तुम्हांस:पित्याच ज्ञान झालें 


आहि. १४ बापांनो; मींःतुंग्हांस लिहिळें; आहे,. कारण जो 
आरंभापासून आहे त्याचें ज्ञान तुम्हांस झालें झाहे. तरुणांनो, 
मीं तुम्हांस लिहिलें. आहे,'- कारण:-तरुम्ही सबळ. आहां, 
ठुव्हांमध्यें. देवाचें “वचम राहतें, आंणि त्या दुटटाला तुम्ही 


जिंकिले: आहे. ' १५1जगावर व जगांतल्या: गोष्टींवर 
करूं नको. “जर कोणी: जगावर प्रीति-करितो तर त्याच्या 


ठायीं पित्याची प्रीति नाहीं. *१६: कारण :जयांत. अं सब 
आहे.ते, म्हण्जे. देहाची: वासना, >झेकर्त्रांची-:चासना व 


संसाराची . फुझास्की, "हीं पित्यापासून-नाहींत;.. तर जगा-' 
'पासून<आहेत; '१ ७ -आणि-जगा...कत्यक्तवी- वासना हीं. 
'माहींतशीं::होत आहेत; “पश्न देवाच्याइच्छेप्रमाणें करणारा 


सबेकाळ. राहतो.- 
:... ख्रिस्तबिरोध्य़ांच्या जावतींत इश्शारे . 
गैट८ सुलांनो;. ही ::शेकटली - घटका आहे; : आप्रि 
'क्षिस्तविरोधी; येणार :अर्से: ताही ऐकले -त्याप्रमाणे. आतांच 


पुष्कळ लिंतत्तविरोधी *उठळे- झाहेत; यावरून आपल्याला . 
दिसून येतें कीं ही शेवटली धळ्का आहे. .१.% ते. आपल्यां- 


तूनच निघाले तरी तेःआपंते नव्हते; ते. क्षापळे असते 


तर आपल्याबरोबर राहिले - असते; त्यांच्यातील कोणी 
आपल नाही हे. प्रकट व्हावें म्हणून “ते निघाले.:.:२० : 
सुम्दांला(प्रनित्र प्रभूपासूरच *अमिगेक-नाहात्ा: आहे; तुः्दांला: 


- सर्वगोळी कळतात. २९ -तुम्दांल्य खत्व-'केळत नाही म्हणून 







ग्योहानाचे पहिलें प्न 
मॉजरेकाजांत आहें असें म्हणून जो आपल्या बंधूचा द्वेष : यक जे प यी मागन गप य अत लिव्ह आहे को गते; दला ते वळते 





मीं तुम्हांला लिहिळें आहे असें नाहीं; तुम्हांला. तें कळतें 
आणि कोणतेंहि असत्य 'सत्याप्रासून- नाहीं, म्हणून लिहिलें 
आहे. २२ येशू हा. ख्रिस्त आहे .हें जो :नाकारितो 
त्याशिवाय लबाड कोण आहे १ जो: पित्याला..व - पुञाळा 
नाकारितो तोच ख्रिस्तविरोधी आहे. २३ जो कोणी पुत्राला 
नाकारिती त्याला पिता नाहीं; जो पुत्राला स्वीकारतो त्याला 


:। पिला. आहे. २४<तुमच्याविषयीं म्हटल्यास, जें तुम्हीं प्रारंभा- 


पासून * ऐकले तें. तुम्हांमंध्ये राहो. जें तुम्हीं प्रारंभापासून 


ऐकलं तें जर तुम्हांमध्यें राहिलं तर तुम्हीहि पुत्रामध्यें 


व पित्यामध्यें राहाल. २५ जें वचन त्यानें स्वतः आप- 
ल्याला - दिळें तें सावंक्रालिक जीवन होय. *२६: -तुम्हांस 


*बहकविणार्‍्या लोकांविषयी हें मीं: तुम्हांस लिहिलं आहे 


२७. तुम्हांविषयीं म्हटल्यास, तुम्हांस त्याजपासून जो: अभि 
बेक झांला तो तुम्हांमध्यें. राहतो, आणि . तुम्हांला कोणीं 
शिकवावें यांची 'गरज. नाहीं; त्याचा. अभिषेक तुम्हांस 
'सर्वाविषयीं शिकवितो; तो सत्य-- आहे, असत्य नाहीं, 
म्हणून. त्यानें तुम्हांस : शिकविल्याप्रेमाणें . तुम्ही . त्यामध्यें 
साहतां. २८:'तर॑ आतां मुलांनो, त्यामध्यें राहा, यासाठी 
कीं तो प्रकटऱहोईल तेव्हा आपल्याला वैर्य. असावें, आणि 
त्यांच्या येण्याच्या वेळेस त्याजपासून लाजेने :माघार घ्यावी 
लागूं. नयेः:: २९: तो नीतिमान आहि. असें: जर : तुम्हांस 
माहीत आहे तंर. जो-कोणी. मीतीने चालतो.:ज्रो त्याजपासून . 
जन्मलेला आहे. हेंहि तुव्दांला: माहीत झालें:आहदे. 

देवपित्यावर-प्रेमं केल्याच शु :सन्मागेवर्ति 


*-१ आपल्याला देवाची मुलें हे नांतर: मिळालें यांत 
-३ पित्याने आपल्याला : केवढें-प्रीतिदान-दिळें “आहे. तें 

पाहा; :झाणि. आपण तसें आदोंच. :'यामुळें. जग 
आपल्याला ' ओळखीत नोहीं,; कारण त्याने त्याला ओळ- 
खळे नाहीं, ९ - प्रियजनंहो; आपण :आतां देवाची: मुळें 
आहों; आणि पुढें भपणनकाय होऊं हें अजून प्रकट झालें 
आही; तरी आपल्याला हें माहीत “आहे. कीं: तो. प्रकूर 
झाल्यास आपण त्यासारखे: होऊ, कारण जसा तो आहे. 
'तांताच ततो आपल्याला दिसेल. ३ ज्या.कोणाला त्यांसंबेधानें 
हो आशा आहे.तो, जला तो शद आहे. तसा, आपणाला 


२ 


योहानाचें पहिलें. पत्र 


अ० ३ेः३--४५६ 





शुद्ध करितो. . । 
ईश्वरी पुन्नत्व ब पाप यांचा विरोध आहे 

% जों 'कोणी-पाप करितो तो स्वेरवर्तन करितो; पाप हें 
स्वैरवर्तन आहे. .५ तुम्हांला हें माहीत आहे कीं पापें हरण 
करावीं म्हणून तो प्रकट झाला; त्याच्या ठायीं पाप नाहीं; 
६ जो कोणी त्याच्या ठायीं राहतो तो पाप करीत नाहीं; जो 
कोणी पाप करितो त्यानें त्याला पाहिलें नाहीं व त्याला 
ओळखलेंहि नाहीं. ७ मुलांनो, कोणीं तुम्हांस बहकवूं नये. 
जसा तो. नीतिमान्‌ आहे तसा नीतीने वागणारा इसमहि 
नीतिमांन्‌ आहे. ८ जो पाप करितो तो सैतानापासून 
आहे; कारण सैतान प्रारंभापासून पाप करीत आहे. 
सैतानाची कृत्यें नष्ट करावीं यासाठींच देवाचा पुत्र प्रकट 
झाळा; ९ जो. कोणी. देवापासून जन्मला आहे. तो पाप 
करीत नाहीं; कारण त्याचें बीज त्याजमध्यें राहतें; त्याच्याने 
पाप करवत नाद्दी, कारण तो देवापासून जन्मला आहे. 
१० यावरून देवाची मुलें व सैतानाची मुळें उघड होतात. 
जो कोणी नीतीने. वागत नाहीं तो देवापासून नाहीं, व जो 
आपल्या बंधूवर प्रीति करीत नाहीं तोहि नाहीं. ११ जो 
संदेश तुम्हीं प्रारंभापासून ऐकला तो हाच आहे कीं आपण 
एकमेकांवर भ्रीति करावी; १२ जसा काइन त्या दुष्टाचा 
होता व त्यानें आपल्या बंधूचा वध केला तसें आपण 
नसावें. त्याने त्याचा वच कशासाठी केला ६ त्याचीं कृत्ये 


दुष्ट होती. आणि त्याच्या बंधूची नीतीचीं होतीं यामुळें 
केला. 


बंधुभेम 

१३ बंसूंनो, जग तुमचा द्वेष करिते याचें आश्चये. मानू 
नका. १४ आपण बंधुवर्गावर प्रीति करितों यावरून आपणं 
समजतों कीं आपण मरणांतून निघून जीवनांत आलों आही 
जो प्रीति करीत नाहीं तो मरणांत राहतो. १५ जो कोणी 
आपल्या बंधूचा हरेष करितो तो नरहिंसक आहे; आणि 
कोणाहि नरहिंसकाच्या ठायीं सावैकाठिक जीवन - राहतं 
नाहीं, हें तुम्हांस माहीत आहे. १६ त्यानें आपल्याकरितां 
स्वभ्नाण आर्पिठा यावरून आपल्याला प्रीतीचें ज्ञान झालें 
आहे; म्हणून आपणहि आपल्या बंधूंकरितां स्वप्नाण अर्पिला 
पाहिजे, :१७ तर .मग आपल्याजवळ संसाराची साधनें 
ष्ट व 


असून व आपला बंधु गरजवंत आहे हें पाहून जो स्वतःला 


त्याबद्दल कळवळा येऊं देत नाहीं त्याच्या ठायीं देवाची 


प्रीति कज्षी राहते : १८ मुलांनो, आपल्या शब्दांनी 
किंवा जिव्हेनें नव्हे, तर कृतीने व सत्वार्ने आपण प्रीति 
करावी. १९,. २० आपण सत्याचे. आहों हे यावरून 
आपल्याला समजेल; आणि ज्या कशाविषयी आपटे मन 
आपल्या स्वतःला दोषी . ठरविते त्याविषयी आपण 
स्वतःच्या. .मनाळा (याजसमोर उमेद देऊं; कारण देव 
आपल्या मनापेक्षां थोर आहे; त्याला सर्वे कांहीं कळतें. 
२१. प्रियजनहो, आपलें. मन आपल्यांला दोषी ठरवीत 
नसेळ तर आपल्याला देवासमोर. धैर्य . आहे. २२ आणि 
आपण. जें कांहीं मागतों तें त्याजपासून आपल्याला मिळतें 
कारण . आपण त्याच्या आज्ञा पाळितों, व त्याच्या 
दृष्टीनें जे. आवडतें तें करितो. २३ ही त्याची आक्षा 
आहे कीं त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या नामावर आपण. 
विश्वास ठेवावा; आणि त्याने आपल्यांला आज्ञा दिल्या- 
प्रमाणें आपण एकमेकांवर प्रीति करावी. २४ त्याच्या आज्ञा 
पाळणारा इसम त्याच्या ठायी राहतो ब तो त्या इसमाच्या 
ठायीं राहतो. त्यानें जो आत्मा. आपल्याला दिला, त्यावरून- 
आपल्याला कळतें कीं तो आपल्या ठायीं राहतो. 
शश्वरी प्रेरणेची कलोटी - 
१ भ्रियकरांनो, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास घरू 
९ नका, तर ते आत्मे देवापासून आहेत किंवा नाहींत 
याविषयीं त्यांची परीक्षा करा; कारण पुष्कळ खोटे 
संदेषे जगांत उठले आहेत. २ जो जो आत्मा, देह घरून 
आलेल्या येश्व, ख्रिस्ताडा कबूळ करितो तो तो. देवापासून 
आहे; ह्यांवरून' देवाचा आत्मा''ओळेखोवो; . ३२. जो- ओं 
आत्मा येथला कबूल करीत नाहीं तो' तो वेवापासून नाहीं. 


'तुम्ही ऐकळें आनि तो जगांत आतां आहे.व. ४ गंछांनो, 
-तुम्ही देवापासून आहां. आणि त्यांजवर तुम्ही जय . मिळ- 


विला आहे; कारण जंगांतं जो आहे त्यापेक्षां तुम्हांत ओ 
आहे. तो मोठा आहे. ५ ते जगांचे आहेत म्हणून त्यांचें 
भाषण ऐदिक आहेः आणि: -जंम :- त्यांचें: ऐकून : घेते; 





२७३ 


अ०'४४६-५१२ 


योहयानाचें पहिलें पत्र 





आपलें ऐकतो: “जो देवापासून नाहीं: तो आपलें ऐकत 
नाही: - योंवरून सत्याचा आत्मा कोणता “व भ्रांतीचा 
आत्मा*कोणता हे आपण ओळखितों. . : 

*.” देकवरचे प्रेम ब एकमेकांवरचे पेम - 
७ प्रिमंजनहो, आपण एकमेकांवर प्रीति करूं; कारण 
प्रीति देवापासून “आहे; जो कोणी प्रीति. करितो तो 
देवापासून जन्मला: आहे; व. देवाला ओळखतो. ८ जो 


प्रीति करीत नाहीं तो 'ढेवाला ओळखीत नाहीं; कारण . देव' 


प्रेमस्वरूप आहे. २ देवाने आपल्या एकुलंत्या एक पुत्राला 
जर्गंत पाठविलें आहें, यासाठीं की आपण . त्याच्या द्वारें 
जोबंत राहावें: यामध्यें देवांची प्रीति आपॅल्यी ठायीं प्रकट 
झाली, १० प्रीति म्हणावी तेर हीच; ऑपंण देवावर प्रीति 
केली असें नाहीं, तर त्यातें तुम्हांऑम्हांवर श्रीति केलीः 
आणि स्वपुत्राला' आपल्या पातंकॉचें - प्रायशित्त व्हावें 
म्हणून पाठविलें. ११ प्रियजनहो, जर देवाने :-आपल्यावर 
अश्या प्रकारें प्रीति केलीं तर आपणहि एकमेकांवर 'प्रीति 
केली -पाहिजे. १२ देवाला कोणीं कधीहि पाहिलें. नाही; 
* आपण एकमेकांवर प्रीति करितों तर देव आपल्या ठायीं 
राहतो, आणि त्यांची प्रीति: आपल्या ठायीं पूर्ण होते; 
१३ आपण-'त्यामेध्यें -वः“तो. ऑपॅल्योमध्यें *राहतो, हे 
आपण यावरून 'ओळखतों 'कीं त्याने स्वतःच्या आत्म्यांतून 
आपल्यास-दिलें आहे;”१४ आम्ही पाहिलें आहे. व साक्ष 
देतों की पित्याने पुत्राला जगाचा तारणारा..असें पाठविले 


आहे. १५ येश देवाचा पुत्र आहे; असं जो कोणी कबूल । 


पहिल्यानें आपणांवर प्रीति केली, म्हणून आपणः प्रीति 
करितो. २० मी देवावर प्रीति करितां, असें महणून जी 
कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करितो तो लबाड आहे; कारण 


' आपल्या बंधूला पाहिलें असून त्याजवर जो प्रीति करीत 


नाहीं त्याच्याने, न' पाहिलेल्या देवावर प्रीति करवत नाहीं: 
२१ जो देवावर प्रीते करितो त्यार्ने आपल्या बंधूवरहि 
प्रीति करावी, ही आन्ञाः त्याजपासून आपल्याला आहे. 
खिस्तशिष्याची श्रद्धा 
१ येश हा ख्रिस्त आहे, असा विश्वास जो कोणी 
९१ धारेतो तो देवापासून जन्मला आहे; आणि जो कोणी 
जन्मदात्यावर प्रीति करिततो, तो त्याजपासून जन्मलेल्या 
इसमावरहि प्रीति करितो. २ आपण देवावर प्रीति करितों 
व त्याच्या आज्ञा पाळितों तर त्यावरून आपल्याला कळतें 
कीं आपण देवाच्या  लेकरांवर प्रीति करितों. ३ देवावर 
प्रीति. करणें म्हणजे आषण त्याच्या आक्षा पाळणें हें 
आहे; आणिं त्यांच्या आज्ञा भारी. नाहींत. ४ कारण मे 
कांहीं देवापासून जन्मलेले आहे. तें. जगावर जय मिळवित; 
आणि ज्याने जगावर जय मिळविला. तो हांच आपला 
विश्वास आहे. ५ येश्वः देवाचा . पुत्र आहे असा विश्वास 
जो धरितो त्याजबांचून. जगावर जय मिळविणारा कोण 
आहे? ६ जो पाण्याच्या द्वारें व रक्ताच्या द्वारे आला तो 
हांच, म्हणजे येश्य खिस्त; पाण्यानें केवळ नव्हे, 


* तर पाण्याने व रक्तानेंहि आलां. ७ साक्ष देणारा हा आत्मा 


आहे, कारण आत्मा सत्य आहे. ८ साक्ष देणारे तिघे 


कारितो त्यांच्या ठायीं देवः राहतो::च तो देवाच्या. ठायी । आहेत : आत्मा, पाणी व रक्त; ह्या तिघांची साक्ष एकच 
राददतो....१६ , देवाला : आपल्याविषयी जी. श्रोते आहे. ती-!. आहे. « आपण मनुष्यांची साक्ष स्वीकारिती,..पण तिज- 
आपल्याला कळते -बः::आपण तिच्याच. किश्षास. ठेविला: पेक्षा देवाजी. साक्ष -मोठी आहे. जी < साक्ष देवाने 
आहे. ळव -मेमस्वरूप आहे; जो-त्रीतीमध्ये - राहेतो तो|. आंषल्या प्रुत्राविषय़्ी. दिलो . ती हीच त्यांची साक्ष 


देबामध्यें राहतो; व देव त्यामध्यें: साइती: १-७ ..न्य़ायाच्या ।. आहेः ६० 


दिवंसासंबंधानें आपल्या: ठायीं नर्य उत्पन्न व्हावें : म्हणून 
त्यात्वी प्रीति आपल्यामध्ये. .अज्षी पूर्ण :झाली. आहे; कारण 
जभ्ञा तो. आहेःतसे सा -जमांत-:आपणहि-: आहों;< १८ 
प्रेमकच्या .ठावीं. भरीतिःनसते; इतकेंच नम्हे. तर पूर्ण ,प्रीति 
भोतीला घालवून देवे; :भोतीक्रँ्रे. शासन. असते, आणि 
भीति :बाळमणारा प्रीततीसऱ्यें पूर्ण कग लिलः बसतो; १९ त्याने 





जो देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवेतो 
त्यांच्या ठोयींच साक्षे आहे; ज्यानें देवाचा विश्वास धरिला 


: नाहीं, त्याने त्याठा: लबाड केळें आहे; कारण. जी साक्ष 
' देवाने आपल्या ःपुत्नाविषयीं दिली आहे तिच्य़ावर त्यानें 


विश्वास ठेविला नाहीं. %१.ती साक्ष हीच आहें कीं डेवानें 
आपल्याला . सावकालिक जीवन दिलें. आणि हें -जीवन 
त्याच्य़ा पुत्रामध्यें आहे. १२ ज्याला तो पुत्र आहे त्याला 


जड 


योहानाचें पहिलें पत्र-योहानाचें दुसरें पत्रं 

हि शशवाय शश॒शवशाबाश॒बाबबा॒॒ाजजजबजजजयजजकॉग.1. य न्या डावी 
जीवन' आहे; ज्याला देवाचा पुत्र नाहीं त्याला जीवन । ज्याचा परिणामः मरण आहे. असें पाप आहे; .आविर 
कोणतीहि. 


नाहीं 
स्वमापि | 
१३ सावकालिक जीवनं तुः्दांस आहे. हें. तुम्दांस 


कळावे म्हणून देवाच्या पुत्राच्या नामावर विश्वास:ठेवणार्‍्या |. 


तुम्हांस हें मीं लिहिळें आहे. १४ त्याविषयी आपल्याला 
जो भरवसा आहे तो ह्या आहे कीं आपण त्याच्या. इच्छे- 
प्रमाणे कांहीं मागितले तर तो आपटे ऐकेल; १५ आपण 
मागतों त्याविषयी तो आपलें ऐकतो, हें आपल्याला ठाऊक 


आहे; म्हणून जी मागणीं आपण त्याच्यांजवळ :मागि- 


तठीं झाहेत ती आपल्याला मिळाली आहेत हेंहि 
आपल्याला ठाऊक आहे. १६ ज्यांचा परिणाम. मरण 
नाहीं असें पाप करितांना आपल्या बंधूला कोंणी 
पाहील तर त्यानें त्याच्याकरितां. मागितळें असतां तो 
त्याला जीवन मिळवून देईल; उम्दणजे ज्याचा परिणाम 
मरण नाहीं असें पाप करणार्‍्यांस तें . मिळवून. देईल 


योहानाचे 


त्याला शिवत नाहीं. 


भ० ५४१२-३-योहा: १-९ 


षयीं मागावे अंसें मी म्दणत नाहीं. १७ 


" अनीति:., पाप ' आहे; आणि' त्यांत ज्याचा - पंरिणाभः 


मरण नाहीं अर्लेहि. पाप .आहे. 

१८ जो कोणी देवापासून जन्मला आहे. लो फप्र 
करीत नाहीं हे आपल्याला माहीत आहे; जो देवा: 
पासून जन्मला तो त्याला राखितो आणि तो दुष्ट 
१९ आपण देवापासून आहों, 
हे. आपल्याला माहीत आहे; सगळें जग त्या दुष्टाच्या 
अधीन आहे. ..२० .आपल्याला माहीत आहे. कीं देवाचा 
पुत्र आला आहे, आणि जो सत्य आहे त्याचें ज्ञान 
करून घेण्याची बुद्धि आपल्याला दिली आहे; जो 
सत्य त्यामध्यें, म्हणजे त्याचा पुत्र येशू शिस्त 
यामध्यें, आपण आहों. हाच- खरा देव; हें सार्वका 
ठिक जीवन आहे. २१ मुलांनो, तुम्ही स्वतःस 
मूर्तीपासून दूर राखा. . 


दुसरें पत्र 


१, २ निवडलेली कुरियाबाई व तिची. मुळें..यांस, | ५. आतां बाई, नवी. .आज्ञा नव्हे, तर जी. आप- 
वडीळे याजकहून :- जें सत्य आपल्या. ठायीं. असतें. व | ल्याला प्रारंभापासून. किळेली.... आहे. ती लिहून तुला 
आपल्याबरोबर सर्वकाळ राहील, त्या सत्यामुळें तुम्हां- | विनंति करितो कीं. आपण एकमेकांवर प्रीति करावी 
बर मी खरी प्रीति. करितों; आणि मी केवळ नव्हे | ६ ती. .प्रीति. ही आहे. कीं. आपण त्याच्या. आज्ञां- 
तर सत्य म्हणजे काय हें जे समजतात: ते स्रेद्ि | प्रमाणें चालावे. ती आज्ञा ही. आहे कीं तुम्हीं तिच्या- 
करितात. ३ देवपित्यापासून. व. पित्याचा पुत्र - येद्य, | प्रमाणें. चालावे; हेंहि. तुम्ही प्रारंभापासून ऐकळढें. ७ 


ल्रिस्त याजपासून कृपा, दया व झांति. हीं या सत्यांत 
ब प्रीतींत आपल्याबरोबर राहतील. 

४ आपल्याला पित्यापासून आज्ञा सिळाल्याप्रमाणें 
तुझ्या मुलांपैकी कित्येक सत्याने चालत असलेलीं मला 
आढळली आहेत, याचा मला अतिशय आनंद झाला. 

१ हें एका ख्रीर्चे नांव असावें. 

२ मुळांत: प्रेस्वुतर 


फसविणारीं. पुष्कळ माणसें, - म्हणजे... येशू खिस्त देहाने 
येतो हें कबूल . न करणारीं माणसें, जगांत उठलीं 
आहेत.  : अशा , प्रकारे. 'फसबिणारा हा . लिस्तविरोधी 
आहे. ८ जें आम्ही केलें तें तुम्दी व्यर्थ जाऊं देऊं 
नये, तर. त्याचें पुरणे. प्रतिफळ मिळावे म्हणून स्वतःला 
जपावे. ९ लिस्ताचे शिक्षण धरून न राहतां जो 
पुढेपुढे जातो त्याला देव नाहीं; जो शिक्षण धरून 


२७५ 


५-१३-३.योहा. .१-१४ 
राहतो. त्या, पिता व पुत्रहि आहे. : १७ . हें दिक्षण 


योहानाचें दुसरें फ्त्र-योहानार्चे: तिसरें: पत्न 


१२ मला तुम्हांस पुष्कळ ोल्नल्टट्ट्ा ० लन पह 0 न्यायच पोत त तत 


:बैणारा असा कोणी तुद्ह्ांकडे। आळा तर. त्याला | कागद व शाई यांनीं लिहावेसे वाटलें नाहीं; तर 
घरांत घेऊं नका: व..त्याचें. स्वागत :करू नका; . ११ | तुम्हांकडे येऊन मला समक्ष बोलतां येईल अती मी आह्या 
कारण जो त्याचें स्वागत करितोः तो? त्याच्या: दुष्कर  बाळगितों; म्हणजे तुमचा आनंद परिपूणे होईल. १२ 


मोचा मोगीदार होतो. 


निवडलेल्या बहिणीची मुळें तुला सलाम सांगतात. 


योहानाचें तिसरें पत्र 


१ ज्यांवर मी खरो प्रीति करितों तो प्रिय गायस यांस, | अग्रगण्य होण्याची आवड धरणारा दियत्रफेस हा आमचा 


चंडील याजकडून: - - 

प्रिय बंधो, जसा तुझा आत्मा सुस्थितींत आहे. तसें 
तुला सवे गोष्टींत सुस्थिति व आरोग्य असावें, अशी मी 
प्रार्थना करितो. ३ कारण तूं सत्याने चालतोस.अश्नी तुझ्या 
सत्याविषयीं बंधुजनांनीं येऊन सह-दिल्ली, त्याबरून मत्त 
अत्यानंद झाला. ४ माझीं मुलें सत्यांत चालतात, हें ऐक- 
ल्याने मळा आनंद होतो तितका दुसऱ्या कशानेंहि :होत 
: नाही. 

७ प्रिय बंधो, परकीय बंछुजनांसांठीं तूं जे कांहीं करि- 
तोस तें तुझें करणे विश्वासाचे आहे; ६. त्यांनीं मंडळीसमोर 
तुझ्या प्रीतीविषयीं साक्ष दिली; त्यांस तू, देवाला योग्य 
दिसेल अक्या रीतीनें वाटेस लावशील तर बरें करशील 
७ कारण ते विदेशी 'छोंकांपासुन' कांहीएक न घेतां त्या 


नामासांठी ” बाहेर निधोळे. ८ यास्तव आपण अशांचे 


सहकारी होऊं. 
९ मी मंडळीला थोडेसें. लिहिले; परंतु तिजमध्यें 


स्वीकार करीत नादी. १० यामुळे, मी आलों तर तो जीं 
कर्मे करितो त्यांची आठवण देईन; तो आम्हांबिरुद अप- 
शब्द बोळून बडबड करितो; तेवढ्याने त्याचें समाधान न 
होतां तो बंघुजनांचा स्वीकार करीत नाहीं, आणि जे त्यांचा . 
स्वीकार करावयास पाहतात. त्यांस तो मना करितो व 
मंडळीबाहेंर घांलविंतो..११ प्रिय बंधो, वाइटाला अनुसरू 
नको, तर. जांगल्याल्य अनुसर. चांगळें करणारा देवापासून 
आहे, वाहेट करणार्‍याला देव दिसला नाहीं. १२ देगेत्रि. 


, याविषयीं सर्वानी व स्वत: सत्यानेंहि चाँगठी साक्ष दिली 


आहे; आम्दीहि साक्ष देतों; आणि : आमची साक्ष खरी 
आहे हें तुंढा ठाऊक आहे. 

१३ मेला तुला पुष्कळ लिहावयाचे होते, तें शाई व 
छेखणी यांनीं तुला लिहिण्याची इच्छा नाहीं; १४ तर मी 
तुला लवकर मेटेन, अश्ी मला आश्या आहे. तेव्हां आपण 
समक्ष बोले. तुला शांति असो. मित्रमंडळी तुल सलाम 
सांगतात.. मित्रमंडळींना ज्याच्या त्याच्या नांवार्ने सलाम 
सांग. 


२०६ 


यहूदार्चे पत्र 


नमस्कार शरीरासंबंधानें सैतानाशीं वाद घालितांना भांडला तेव्हां 
.. १'दैंवपित्याच्या ठायीं प्रिय आणि येशू स्रिस्तासाठी । त्याला दोषी ठरवून त्याची निंदा करावयास त्याचा हिय्या 
राखून. ठेवण्यांत आलेले असे जे. पाचारिलेळे - लोक' ह्यांस | झाला नाहीं; तर * प्रभु तुला धमकावो ? एवढे तो. म्हणाला. 
येश. ख्रिस्ताचा दास व.याकोबाचा बंधु यहूदा-याजकहून : । १० तथापि ज्या गोष्टी हे. समजत नाहींत त्यांची हे निंदा 
२ द्या, शांति व प्रीति ही तुम्हांस विपुल मिळोत करितात; आणि बुद्धिहीन पद्चंप्रमाणें ज्या गोष्टी काही 
खोरे ण ी समजतात त्यांच्या योगें हे आपला- नाश करून घेतावर ११ 
खोटे शिक्षक च नैतिक अधःपात यांबाबत . ! त्यांस 'घिक्कार:असो !-कारण-ते काइनाच्या मार्गाने चालले 
: सूचना "| द्रब्यांसाठी बलामाच्या आंतिमार्यात थैफामंपणे घुसळे, आणि 
३ प्रिय बंधूंनो, आपल्या सवेसाधारण तारणाविषयीं । कोरहासारखें बंड करून त्यांनीं आपला नाझ करून घेतला. 
तुम्हांस लिहावयाची मला मोठी आत्या लागली होती, | १२ ते तुम्हांबरोबर जेवितात तेव्हां तुमच्या प्रीतिभोजनांत 
तरी पबित्र जनांच्या. एकदाच स्वाधीन केलेल्या विश्वासाचे | झाकलेले खडक असे. आहेत; ते. मेंडपाळ असून जेवितांना 
समर्थन करण्यासंबंधी बोध तुम्हांस. लिहून पाठबिश्याचें । खुशालपणे * आपली घण घेतात; * तेबोऱ्याने वाहून नेलेले 
मला अगत्य-वाटलळें. ४ कारण या . दंडासाठीं पूर्वीच नेम-.| निर्जेल- मेघ, हेमंत 'छतूंतील :फलहीन,...दोनद्वा . नेलेली, 
ठेली कित्येक मनुष्ये नकळत आंत विरली. आहेत्र;- तीं | समूळ उपटळेलीं झाडें, असे आहेत; १३.लव्जारूपी फेस 
अभक्तीने वागणारी मनुष्ये आपल्या देवाची-कृपा पालटून | दाखविणाऱ्या समुद्राच्या ब्रिक्काळ काटा, त्रमण,करणारे तारे, 
तिला कामातुरपण़ाचें स्वल्प आणितात;. आणि: आपला । असे से आहेत; :त्यांजसाठी. निविब-काळोख सरषेकाळ राखून 
एकच स्वामी-व प्रभु येश. लिस्त याला .ते नाकारितात. . । ठेविला आहे; : १४५१: आदानांपासून:. सातवा - पुरूष 
< “'५ तुम्हांढा हें सवे ठाऊकच आहे, तरी तुम्दांराःत्याची । हनोख :' यानि: त्यांस उडन संदेश दिशा; तो दवा:क्री पाहा 
:आढवण करून द्यावी असें. वाटतें; तें हें कीं प्रभूनें.मिस्तर | सर्वांचा न्यायनिर्वाडा करावयास; >आणि- त्यांपैकी अभक्त 
देशांतून एका. राष्ट्राचा निभाव केला, आणि मग जे न्रिश्वास . असलेल्या: लोकांनीं अंभक्तीनें केठेत्या.आपल्या:सवे अभ- 
न. ठेवणारे होते. त्यांचा नाश. करेला. ६. ज्या. देववूतांनीं । कीच्या कर्मावर्न. आणि 'ज्या सवे कळोर मोटी अभ'्त पापी 
आपलें उच्च प्रद न. रोखतां स्वस्थान सोडिले, त्यांस त्यानें । जनांनी त्याच्याविरुद्ध सांगितल्या : प्र्यांवरून, . त्या. सर्वांस 
सावेकालिक बंधनांत, निनिड काळोखामध्यें, महान.दिवसाच्या | दोषी ठर्वांनयास: “ प्रभु. आर्पल्या: अयुत पवित्र :जनांनीं 
न्याय़ाकरिता राखून ठेविलें. ७ त्याप्रमाणेच सदोम व गमोत्त । वेष्टित. असा आला: * ३६ ते ठोक: कुरकूर . करणारे. 
आणि त्यांच्या सभोवतालची नगरें ह्यांनी त्यांसारखें जार- | असंतुष्ट व. वासनासक्त असे आहेत; त्यांचें. तोंड फुशार 
कर्मः- करून: किजातीय .. अंगांशीं. संग केला; तीं वट । कीच्या-गेशी -बोडतें;: कळागासाहींजीडत्रिहतुंचिनहोरे. 










करितात. ९ (आद्य देवदृहदधीखांल:£हा जञन्हांओशाच्या  त्यांधी . तुद्वांस असें :र्‍हयांगितेरे (त्र: : ऐेवल्ल्या -काळीं 


1. 





. १८-प्रकटी. भ०१११-१४ - यहूदाचें पत्न-योहानाला झालेलें प्रकटीकरण. 

आपल्या अभक्तीच्या वासनांप्रमाणें चालणारी, अशीं | काढून त्यांचें तारण करा आणि देहाने ' डागळलेलीं वले 
- थट्टेखोर माणसें उत्पन्न होतील. १९ ती फूट पडणारी, | देखील द्वेष्य़ समजून भीतियुक्त व्रृत्तीने कित्येकांवर दया 
देहबुद्धीची,.. ज्यांस आत्मा नाहीं. अशी आहेत. २० । करा. .. 

प्रिय बंधूंनो, तुम्ही आपल्या परमपवित्र विश्वासावर । . ३४ तुम्हांस पतनापासून राखण्यास आणि आपल्या 
.स्वतःची रचना करून, पवित्र आत्म्यामध्यें प्रार्थना करून, | ऐश्वंययुक्त सान्रिघ्यांत निर्दोष असे उदल्लासयुक्त उभें 
३१. आपल्या प्रभु. येथ ख्रिस्ताच्या दयेची. मार्गप्रतीक्षा | करण्यास जो समर्थ आहे, . २५ अल्या आपल्या उद्धारक 
करीत ' सावेकालिक - जीवनासाठी आपणांस देवाच्या | एकाच देवाला, येक्व. खिस्त. आपला प्रभु याच्या द्वारे 
ज्रीतीमध्यें राखा: २२ जे क्रित्येक संशर्यात आहेत | गौरव, महत्त्व, पराक्रम व. अधिकार हीं युगारंभापूर्वी 
त्यांजवर दया करा; २३ कित्येकांस. अमींतून ओढून । आतां व युयानुयुग आहेत. आमेन. 


योहानालठा झालेलें प्रकटीकरण 





क प्रस्तावना व' नमस्कार भे 
१ येश्चं लिस्तांचें प्रकटीकरण 2: हें त्यानें आपल्या 
चु. बूतालां पाठवून निजदास योहान ह्याला कळविलें; जें 
लवकर: * झाळें पाहिजे 'ते निजदासांनां  दर्शविण्या: 
करिता त्याला' हः देवापासून प्रास. झाळे. . २ त्यानें देवाचें 
थॅचॅन वे बेदी; लिस्तानिषयींची साक्ष; म्हणजे जें जें पाहिलें 
त्याविषयी: साक्ष<दिली: : २ या संदेशाचे 'झाब्द वाचून 
दाखविणारा] ते. ऐकभारे ब'त्यांतनलिहिलेल्या गोष्टी' पाळणारे 
हे.धन्य; कारंग संमेयःजवळ!आत्मः आहे. ः 
४ >ओतियांतील साते मेंड्रभ्रास्त योहानाकडून; “जो 


आहे, होता बॅ येणारे त्यांजपासून; त्याच्या राजाक्ेनाशमोर : 
जें सात आत्मे” स्मंजिपा्ून; - 0: आणि विश्वासू साक्षी, 
मेलेल्यांमधून “ प्रथम जन्मडेला ! ब“ एग्वीवरील रांची . 
_ अधिंपति *- येशू लिंस्त योजपाधूनं; तुम्हांस कृपा व शांति । 
. . ही असोत. शो” आपल्यावर : प्रीति करितो; ज्याने 


 स्वंशविराने- तुंम्हांञदांलाः आपल्या. पातकांपासून: मुक्त 
केळे, ६ आणि आपल्याला राज्य, आपल्या “ देवपित्या- 
साठी याजव्ह “ असे केलें; त्याला मौरष- व: पराक्रम हे 
युगानुयुंगे भोहितैः आमिन. <» “पादा; तो मेघांसहित येतो; 
- श्रॅत्येक डोळा" बोहील, ”- ज्यांनीं. त्याा 


“ भोसकिलें * तेहि पाहतील; आणि प्थ्वींवरील सर्वे वैश 


'त्या्जमुळें ऊर बडवून घेतील. ' असेंच होणार. आमेन 


: ८ प्रु देवे? ' जो आहे, ! होता. व येणार, “ जो 
सवेसत्ताधांरी, तो म्हणतो मी 'अलूफा व ओमेगा ओहें. 
मनुष्याच्या पुत्राचा साक्षात्कार 
९ मीं योहान, तुमचा बंधु आणि येश्वसध्यें जें संकट, 
राज्य व धीर त्यांचा भागीदार; देवाचें वचने व येश- 
विषयींचीं साक्ष यांसुळें पात्म नांवाच्या बेटांत होतों. १० 


। प्रभूच्या: दिवशी. मी आत्म्याने संचरित झालों, तेव्हां 


मी आपल्या मार्गे. करण्याच्या वाणीसारखी मोठी वाणी 
ऐकंती.: ११ ती म्हणालो, रजे तूं पाहतोस तें पुस्तकांत 
लिही, "आणि तें इफिस, स्समुणी, पेम, थुवतीरा, सादीस, 


'फिळूदेळफिया व ळावदिकीया एंथील सात मंडळ्यांकडे 


'पाठीव!. १२ मजबरोबर बोलत. असळेली वाणी कोणाची 

हे: पाहण्यास मी. मार्गे. . वळलो. . मागें वळून पाहतो तों 

सोन्याच्या सात संमेथा, १३ आणि त्या समयांच्यां मध्य 

मार्गी. “ मनुष्याच्या 'पुत्रासारिखा, पायघोळ वह्म परिध!न 

केणे, आणि 'उसंवरून “ सोन्याचा; ': “ पट्टा बांघलेल्ञ 

असा :कोणीएक पुस माझ्या इसीस प्रडला; १४ त्याचें 
वर्‍म्हणजे. भी-आदिअंत आहे. 


र्२्ज्ट 


प्रकटीकरण 


अ० १३१४-२:१५ 





ह्‌ डोके ज़ 
सारखी? पाढरी होती; “ त्याचे डोळे अमीच्या ज्वाले 
सारेखेटर होते; १५ ' त्याचें पाय ' जणू काय भट्टीत 
असंठेल्या: जळजळीत . “ सोनंपितळेसारखे. होते आणि 
त्याची. वाणी मोठमोठ्या जलप्रवाहांच्या* घ्वनीसारखी 
होती: ? १६ त्याच्या 'उजब्या हातांतःसांत॑ तारे होते. 
त्याच्या मुखांत पुढें आलेली तीक्ष्ण दुधारी तरवार होती. 
आणि “त्याव . स्वरूप * परमतेजानें ? प्रकाशणाऱ्या 
* सुर्या ” “सारखें होतें. १७ मीं त्याला पाहिलें तेव्हां 
मेल्यासारखा त्यांच्या पायांशी पडलो. मग त्यांने आपला 
उंजवा हात. मेजवर ठेवून मला म्हटलें, ' मिऊं नको; जों 
पंहिंला ब शेवटला, ” आणि सदाजीवी “ तों मी आहें; 
३८ मी मेलो होतों. तरी पाहा, युगानुयुग जीवंत आहें. 
आणि मरणाच्या व. अघोलोकच्यो' किल्ल्या मजजवळ 
आहेत. १९ यास्तव जें तूं पाहिले, जें आहे व * यानंतर 
जें होणार? ते लिहून ठेव; २० जे सात तारे तूं माझ्या 
उजव्या: हातांत पाहिळे, आणि सोन्याच्या त्या सात समया 
त्यांचें “ गूज ” लिहून ठेव. ते सांत तारे हे सांत 
मंडेळ्यांचे देवदूत आहेत; आंणि- त्या सात समया याः सात 
मंडळ्या आहेत. 

: इफिस वेथील खिस्ती मंडळीला पत्र 

१ इफिस एथील मंडळीच्या देंवदूताला लिही 

जो आपल्या उजंव्या हातांत सात तारे धरितो, जो 

सोन्याच्या सात समयांमंधून चारूतो, तो असें 
म्हणतो: २ तुझीं कृत्ये, तुझे श्रम व तुझा धीर हीं मला 
ठाऊक. आहेत; तुला लोक : सहन होत नाहींत, 
प्रेषित नसता. आपण प्रेषित आहों असें म्हणतात :त्यांची 
परीक्षा त॑ घेतली, आणि ते लबाड आहेत असें तुला 
दिसून आलें. ३ तुझ्या अंगीं धीर आहे, माझ्या नामामुळें 
तू दुःख सोशिळे आहे आणि तूं थकला नाहींस हेंहि मला 
: ठाऊक आहे. ४ तरी तूं आपली पहिली प्रीति सोडिली 
याविषयीं मला तुला दोष देणें आहे. ५ तूं कोठून पडला 
आहेस त्याची आठवण कर व पश्चात्ताप करून आपलीं 
यहिलीं कृत्ये. कर; नाहीं तर, मी तुजंकडे येईन, आणि तूं 
पद्चातताप न केला तंर तुझी समई तिच्या ठिकाणावरून 


.. * केस “हीं पांढऱ्या लोकरीसारखीं, बर्फी- । काढीन.” ६: तरी पण तुझ्यांत विज्ञेष हें आहे. कीं निकला> 


ईतांच्या कृत्यांचा द्वेष - तूं. करिभोस;. त्यांचा मीहि द्वेष 
करितों. ७ आत्मा मंडळ्यांस काय म्हणतो हें ज्याला कान 
आहे तो ऐको.: जो विजय मिळवितो. त्याला; “ देवाच्या 
बागेंत जे. जीवनाचे झाड” आहे, :“ त्यावस्चें” फळ मी 
खावयास-देडेन. .. 
स्मुणा येथील खिस्ती मंडळीला पत्र 

८ स्मुणी एथील मंडळीच्या : देवदूतारा लिही 

जो पहिला'ष शेवटला, जो' मेला होता वे'जीक्त झाला 
तो असें म्हणतो: २ तुझे संकट व तुझें दारिद्य मला ठाऊक 
आहे (तरीं. तूं घनवान्‌. आहेस ); आणि जें यहूदी नसून 
स्वतःला थेंहुंदी म्हणवितात व केवळ सैतानाची धर्मेसभा 
आहेत, अशा लोकोचें निंदायुक्त :भाषणहि मेला*'ठाऊक 
आहे. १० तुला 'सोसोवयाची “जी सॅकॅटें. आहेतं त्याचे 
भये धरू नक्को; पाहा, तुंम्ही “ मोहांत पडावे.) म्हणून 
सैतान तुम्हांपेकीं किंत्येकांस तुरुंगांत टाकणार आहे; आणि 
तुम्ही “ दह्या दिवसं * संकटांत असाल. धुला मरावें लागलें 
तरी' विश्वासू. राहा, म्हणजे मी तुला जीवनी सुगूट देईन. 
११ आत्मा मंढेळ्यांस' कायं म्हणतो, हे ज्याला कान आहे 
तों ऐको; जॉ. विजयं' मिळवितो त्याला दुसऱ्या मरणाची 
बाघा' होणार नाहीं. | 

“ पंगमं येथील खिस्ती मंडळीला पत्र 

१२ पगेमं एथील मंडळीच्या देबंदूतांला लिही 

ज्याच्याजवळ तीक्ष्ण दुघारी तरवार आहें तो असें 
म्हणतो: १३ तूं कोठे राहतोस हे मला ठोऊक आहे. 
सैतानावें आसन आहें तेथें राहतोस; तूं: माझें भाम दढ 
धरून रांहिला आहेस, आणि माझा साक्षी, माझां विश्वासू 
आंतिपा, तुम्हांमध्यें म्हणजे सैतान राहतो तेथें जिवे 
मारिला गेला, त्याच्या दिवसांतहि तूं. मजवरील विश्वास 
नाकारिला नाहीं. १४ तथापि मला तुला थोड्या गोष्टीं- 
विषयीं दोष देणें आहे; त्या ह्या कीं तेथें तुझ्याजवळ 
बलामाचें दिक्षण खरें भानून राहणारे लोकं आहेत; त्यानें 
बालाकाला इस्माएलाच्या संतानापुढें, मूर्तीला आर्पिडेलें खाणें 
व जारकर्म करणें, हें अडखळण ठेवण्यास विकविलें. १५ 
त्याप्रमाणें तुझ्याजवळ निकलाइतंचिं तश्याच प्रकारचें शिक्षण 


२७% 


श०:२१५-४५. 





कर, नोदी :तंर मीः खुजकडे.. लवर्करच;-वेऊन आपल्या 


तोंडांतल्यो. तरवारीने त्यांजबरोबर लडेन- ११७ आता 
मंडळ्यांस' क्राय; म्वभती- हें :ज्याठा कान आहे तो ऐको: 
आओ विजय मिळबितो त्मा गुस.। ठेक्ळिल्या मान्न्यांतून 
मी देईन ' आणि. त्याला. मी पांढरा . खडाध्देहेन:त्या 
खड्यावरय मतें जाव ::िहिटें-.भझे; ते..तो खडा 


5८ :धुबतीऱा 'एथीळ प्ंडळीच्या देवद्तालाठिही 
उजज्य़ाते:“डरोळे:अम्तीच्या . ज्वा्लेसारखे. ! <-आहेतः आणि 
जयाते“ ाझ:त्सोनप्रिव्केतारिवे-आेत,.:अकल्षा देवाचा 

ःम्हणके :-:१:तुझी* इत्यें;; प्रीति; विश्वास, सेव: व 
दुल्ला; प्रीह, डी :मुळा द्राक 'आहेतू>झाणि 

पदिक््या कृर्त्यापेक्षा..अधिक. .झाहेत.,. हेहि. मडा 
गुकक आदे. २०. बरी,:मला कुळ्ेंष; देणें आहे.तो 
जामें.स्री. अिमग्रालय-ंदेशी-म्हणदिते श्र ऱ्म्ह्णक्विते, 
आणि "जञरकम,-करण्यास ह पुर्वा. ऑशिहिके:स्यष्यास 









5 ३१-तिनेळपरश्नाज्मपकुरावय, म्णून सॉ. तिल 
अवकाश दिला, तरी. आपल्या जारकर्मतिषर्यी... प्चामाप 
पै. नल क म्हा “म्ही: १३५, -सी तिठा 


०६ कृत्यांविषयीं त्यांनीं 

मोठ्यु-संकुंब्लुंत प्राडीन. २३. मी 

तिच्य.-सुलांबाळांस मरीने,ज़ीवें:माडीन, रयजे सू -मंडर 
ळ्यांना. कळून: यडरेल कीं. “ मर्ने व:अंतःकरणें. यांची : पारख. 
करणारा... मी आहे; आणि तुम्हां . “ प्रत्येकाला तुमच्या 
कृत्यांप्रमाणे.”. देईन.. २४ थुवतीरा एथील बाकीचे जे तुम्ही 
त्या शिक्षणाप्रमाणें 'चालणारे-नाहीं, ज्यांस सेतानाच्य़ा:खोल 
म्हणविलेल्या गोरी माहीत नाहींत.त्य़ा तुम्हांस मी सांगतो 
कीं मी : तुम्हांवर दुसरा आर घालणार .नाहीं;.. २५, इतकेच 
करानें व्हॉन. तुमचें. आहे ते. मो. येईपर्यंत हढ घरून -राहा 
२६ जोरकिन्य मिळब्रिलो ब शेव्रद्रपर्यंत माझी कृत्यें. करीव. 
खहतो “त्यास, नसा स्म्माहि-पिव्याप्रासून-सिळाला.. तसा 


२८० 


: | अश्रिकार करील 


सांस: शिकवून. -भुलविते,:्ला::तं-तले. कू 


अधिकार मी" राष्ट्रांवर ' * देईन; ' ९७" आणि जसा मादीच्या 
भांड्यांचा चुराडा करितात .तसा तो . लोहंदंडानें त्याजदा 
१:२८ मी त्याला प्रभाततारा: देईत्त: २७ 
आत्मा मंडळ्यांसं काय म्हणतो हें ज्याला कान आहे तो ऐको. 
“सादींस येथील ख्रिस्ती मंडळीला पच... 
5 :१ म्वार्दीस एथील मंडळीच्या देवदूताला लिही :- 
&ॅ. ज्याच्याजवळ-देवाचे सात भात्मे झाहेत क सात़ तारे 
-. भाहेतःतो असें.म्हणतो : तुझॉ कृत्यें मला कऊक आहेत; 
तूंजीवंत आहेस असें तुला नांव आहे,तरी तूं सेळेळा आहेस हें 
मला. ठाऊक आहे. २ तूं जाणत हो, . आणि . जें. सुंतवत्‌ 
होऊन राहिलें आहे तें स्थिर कर; : कारणःतुझीं कृत्यें माश्या 
देवाच्या दृष्टीनें पूर्ण अशीं माझ्या,दिसण्यांत“आलीं नाहींत, 
३ यास्तव्र-तूं, कसें घेत्रलें. व ऐकलें,याची 5आठवण कर;. तें 
राखून: ठेव ब.,पश्चात्ताप..कर), क्रारण तू. जागात न. झाडास 
ह्ृर.मी चोरासारखा: येईन. मी. . कोणत्या; घटकेस तुजवर 
येईन. हे. तुला कळणार. नाहीं. ४. तरीज़्यांनीं. आपुली वजे 
विटाळविलीं नाहींत;- अशीं थोडकी; नांवे. सादीस्‌ एथे. तुझ्या- 
त्रुळ आहेत; ते: शुभ्र, वस्र परिधान. करून माझ्याबरोबर 
फिस्तील, कारण .ते. यक आहेत....५ जो, विजय; मूळ 
वितो तो अशा रोतीने झुश्न वस्रे परिधान केलेला छेईल; 
मी * जवनी-पुस्तकांतटें२ त्यचे नव“ खोडणास्च. नाही, 
आणि' माझ्या -प्रित्यासमोर.व्रःत्याच्या.दूतांसमोर .मी त्याचें 
नांव पत्करून घेईन: ६ आत्मा मंडळ्यांस: काय म्हणतो हॅ 
ज्याला क्रान आहे, तो ऐको. न 
फिलदेलफिया येथील खिस्ती मंडळींला पत्र 
फिलिदेलफिया एथील मंडळीच्या देववूताला लिही 
ज्ञो पवित्र च॒ सत्य असून ज्याच्याजवळ 'दानिदाचो किल्ली 
आहे, जो उघडतो आणि कोणी बंद करणार नाहीं, आणि जो 
बंद करतो आणि कोणी उघडील नाहीं, ? तो असें म्हणतो : ८ 
तुझी कृत्यें मला ठाऊक.आहेत ( पाहा, मीं तुजपुढें दार उघडून 
दिलें आहे, तें कोणाच्याने बंद करवत नाहीं ); तुळा शक्ति . 
थोडी भाहे; तरी तूं माझ क्चन पाळिळें व माझे नाम 
नाकारिलें-साहीं; हे. .मला ठाऊक आहे,. ९ पाह्ा, जे सेता- 
नाच्या, बर्मसमेचे असून आपणांला. यहूदी म्हणवितात, पण 
तसे-नाहींत; ते खोटें बोलतात; त्यांपैकी कांहीं तुला देईन; 


प्रकटीकरण 


अ० रे:९-४:८ 


पाहा, ते ' येऊन तुझ्या पायांजवळ * नमन करितील? व 
“मीं तुजवर प्रीति केली आहे ! हें समजून घेतील; असें 
मी करीन. १० तूं माझें धीराचें वचन राखिलं आहे म्हणून 
पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांची परीक्षा होण्याचा जो सर्वे 
जगावर परीक्षाप्रसंग येणार आहे त्या परीक्षाप्रसंगापासून 
मीहि तुला राखीन. ११ मी लवकर येतों; कोणीं तुझा 
सुगूट घेऊं नये म्हणून जें तुझें आहे तें दढ धरून राहा. 
१२ जो विजय मिळवितो त्याला मी आपल्या देवाच्या 
मंदिरांतील स्तंभ करीन; तो तेथून कधीं बाहेर जाणारच 
नाहीं; त्यावर माझ्या देवाचें नाम, स्वर्गातून माझ्या देवा- 
पासून  उतरणारें नवें. यरुकाळेम, माझ्या देवांचे “ नगर, 
याचें साम; ? आणि माझें ' नवें नाम? लिहीन. १३ आत्मा 
मंडळ्यांस काय म्हणतो हँ ज्याला कान आहे तो ऐको. 
लावदिकीया येथील खिस्ती मंडळीला पंत्र 
१४ लावदिकीया एथील मंडळीच्या देवदूताला लिही : 
जो आमेन, जो ' विश्वासू? व खरा ' साक्षी, जो 
देवाच्या * सृष्टीचे आदिकारण ) तो असें म्हणतो, १५ 


तुजी कृत्यें मळा ठाऊक आहेत; तूं शीत नाहींस व उष्ण 


नाहींस हें मला ठाऊक आहे; तूं शीत किंवा उष्ण 
असतास तर बरें होतें; १६ पण तूं तसा नाहींस, 
कोंबट आहेस; म्हणजे उष्ण नाहींस, शीत नाहींस, 
म्हणून मी तुला आपल्या तोंडांतून ओकून 'टाकंणार 
आहें. १७ मी धनवान आहें, मीं ' धन मिळविले 
आहे, व मला कांहीं उणें नाहीं असें तू म्हणतोस; 
पण. तूं कष्टी, दीन, दरिद्री, अंधळा व उघडावाधघंडा 
आहेस, हें तुला कळत नाहीं. १८  ह्याकरितां मी 
तुला मसलत देतों की धनवान. व्हावे म्हणून तूं 
अभीने शुद्ध केलेलें सोनें मजपासून विकंत घे; तुझी 
लजञास्पद नझता दिसण्यांत येऊं नये म्हणून नेसावयास 
शुभ्र वस्रे विकत घे; आणि तुझी दृष्टि यावी म्हणून 
डोळ्यांत धालण्यास अंजन विकत घे. १९ ' जितक्यां- 
बर मी प्रीति कारितो. तितक्यांला त्यांचे अपराध 
त्यांच्या पदरीं घालून 'शिक्षां करितो; यास्तव आस्था 
धर आणि पंश्वात्ताप कर. २० पाहा, मी दाराजवळ 
उभा आहें व ठोकीत आहे; जर कोणी माझी वाणी 


ऐकून - दार उघडील, तर मी त्यांच्याजवळ आंत' 
जाईन व त्याजबरोबर जेवीन, आणि . तो मजबरोबर 
जेवील. २१ जो विजय मिळवितो त्याला मी आपल्या 
राजासनावर आपल्याजवळ बसूं. देईन; मीहि तसा 
विअय मिळवून आपल्या पित्याजवळ त्याच्या राजास- 
नावर बसलो; २२ आत्मा संडळ्यांस काय म्हणतो 
हें ज्याला कान आहे तो ऐको. 
स्वर्गाचा साक्षात्कार 
१ यानंतर मीं पाहिलें, तों पाहा, स्वर्गात एक 

९ दार उघडलेळें आणि जी वाणी मीं प्रथम , ऐकली 

ती मजबरोबर ' बोलणाऱ्या करण्या'सारखी होती; 
ती म्हणाली, इकडे “वर ये,” म्हणजे जें यानंतर 
“ झालें पाहिजे * तें तुला दाखवीन. २. इतक्यांत मी 
आत्म्याने संचरित झालों, तों पाहा, स्वर्गात राजासन 
मांडलेळें आहे, आणि त्या राजासनावर कोणी बसलेला 
आहे. ३ जो बसलेला तो दिसण्यांत यास्फे व सार्दि या रलां- 
सारिखा आहे; राजासनाभोंवतीं दिसण्यांत पाचेसारिखें 'मेघ- 
धनुष्य आहे;' ४ राजासनाभोंवतीं चोवीस आसनें आहेत; 
आणि त्या आसनांवर शुभ्र. वस्र परिधान केलेले व 
डोक्यांवर सोन्याचे मुगूट घांतेळेळे ते चोवीस वडील 
बसलेले आहेत; असें दृष्टीस पडे, ५ राजासनाच्या 
आंतून “ विजा, वाणी व गर्जना निघत आहेत; सात 
आअमिरूपी मद्माली राजासनापुढें जळत आहेलं; त्या 
देवाचे साते आत्मे आहेत. ६ राजासंनापुढें ' स्फटि- 
कासारखा' जसा काय काचेचा समुद्र आहे; आणि 
राजासनाच्या मध्यभागीं व राजासनांच्या चार बाजूंस, 
पुढें व मागें * डोळ्यांनी भरलेले असे चार 'प्राणी? 
आहेत. ७ ' पहिला प्रांगी सिंहा'सारंखा, दुसरा गोऱय्या- 
सारखा, ' तिसऱ्याचें तोंड ”' मनुष्याच्या तोंडासारखे व 
“ चौथा प्रांणी ? उडत्या “ गरुडा ? सारिखा. आहे. ८ त्या 
चारहि प्राण्यांला * प्रत्येकी सहा सहा पंख असून ते 
प्राणी सर्वांगी, वरून * व पंखांखालीहि, ' डोळ्यांनी भरलेले ? 
आहेत; आणि, 
- पवित्र, पवित्र, पवित्र, जो होता, आहे व येतो * 
**'तो ' प्रभु देव, सर्वसत्ताधारी, ' 


२८१ 


अ० ४५३८-८४ 





: :हें म्हणावयाचें ते रात्रंदिवस थांबत नाहींत... 
% “राजासनांवर . घसलेला. ज्ये युग्मनुंयुग जीवंत.  .याचें 
जेव्हां जेव्हां ते प्राणी 'गोरव, सन्मान व उपकारस्मरण 
करितात, १-० तेव्हां तेव्हां ते चोवीस वडील “ राजास- 
नावर:जञो बसलेला ? त्याच्या पायां पडतात;. जो “ युगानु- 
युग जीवंत ' त्याला नमस्कार . घालतात; आणि आपले 
मुगूट राजासनापुढें ठेवून म्हणता'त;. . 
११.हे प्रभो, आमच्या देवा, गौरव; सन्मान व 

र्‍्सामंथ्ये. हीं तुझीं झाहेत, असें म्हणवून .:. : 

:थ्यावयास तूं. योग्य:आहेस; कारण तूं सवे 

:कांहीं उत्पन्न केळे; तुझ्या इच्छेने तें झालें व 

अस्तित्वांत-आलें । 

देवाच्या कोकऱ्याचा -सांझात्कार 
कःंजो' राजासनांवर . बसलेला. ' होता त्याच्या 

धर उजव्या-:हातावर.पाठपोट' लिहिळेली 'व सात शिक्के 

मारून चंद “केळेली, अज्ञी:पुस्तकाची एक युंडाळी सीं 
पाहिंली$:२ आणि पुस्तकाचे. शिक्के फोडून तें उघडाक्यास 
कोणे योग्य आहे, असें मोग्याने:ओरबणारा एक बलवान्‌ 
'देवदूतः मी पाहिला. -३ तेव्हां स्वर्भात, . प्रथ्वीवर किंवा 
पृथ्वीखालीं कोणी. हॅ..पुस्तक उछडावयास किंवा. त्यांत 
पाहावयास समर्थ नव्हता. ४. हे.पुस्तक उघडावयास किंवा 
त्यांत पहावयास .योग्य असा. कोणी. आढळला. नाहीं म्हणून 
मो फार. रडलो. ५ तेव्ह्यं, बडीळमंडळापैकी- एक जण मला 
म्हणाला, रडूं नको;:-पाहा, “.यहूद् "वंशाचा .“ सिंह, 
दाबिदाचा : अंकुर: याने. जय मिळविला; तो त्याचे सात 
शिक्के.फोडून पुस्तक : उघडण्यास :योग्य - आहे. ई तेव्हां 
रॉाजासन व चार. प्राणी ही, आणि वडीलमंडळ ह्यांच्या- 
मध्यें, ज्याचा जणूं काय वधु करण्यांत आला होता, 
असा “ कोकरा  -उभा.;राहिलेळ॑ मीं. पाहिला; त्याला 
सात शिंग्रें व “सांत डोळे -होते;” ते “ सर्व -पृथ्वीवर * 
पाठविलेले देवाचे. सातः आत्मे. आहेत. ७ त्यानें जाऊन 
“ राजासनावर जो. बसलेला . होता. त्याच्या उजव्या 
हातांतून तें पुस्तक घेतलें, ८ त्यानें पुस्तक घेतलें तेव्हां 


ते चार. प्राणी: व चोबीस॑ वडील कोकऱ्याच्यो पायां 


पडले; त्या सगळ्या वडीलमंडळाजवळ वीणा. व :धुपानें 


' प्रकटीकरण 


भरलेलीं सोन्याची धुपाटणीं होतीं; तीं प्रवित्र जनांच्या 
प्रार्थना आहेत. .९ ते “ नवें गीत गातात, ' तं असं 
तूं पुस्तक ध्यावयास व त्याचे दिक्के फोडावयास 
, योग्य आहेस; कारण तूं वघिला गेला 
होतास; आणि तूं आपल्या रक्ताने सर्व वंदा, 
. भाषा, लोकव राष्ट्रे यांतले इसम आमच्या 
.. देबासाठीं : विकत घेतले आहेत. १० आमच्या 
देवासाठी त्यांस -सज्य व याजक असे केले 
आहेत; आणि. ते पृथ्वीवर राज्य करीत आहेत. ., 
%१ तेव्हां मीं पाहिलं- तों .राजासन, प्राणी व वडील 
यांच्याभोंवतीं बहुत देवदूतांची. वाणी, ऐकू आली; आणि 


-त्यांची संख्या 'अयुतांचीं अयुतें व. सहक्षांची सहल होतीं 


१२ ते मोठ्याने म्हणत होते.: 
वधलेला कोकरा सामथ्ये, धन, ज्ञान, बल, 
सन्मान, 'गौरव्र व स्तुति .ह्यांचा स्वीकार 
भ्रम योग्य आहे. .. 
१३ स्वगात, एथ्वीवर, पृथ्वीच्या खालीं-व समुद्रावर जी . 
प्रत्येक वस्तु .आहे ती, आणि त्यांतील सर्वे यांस रीं असें 
म्हणतांना. ऐकलें न 
राजासनावर बसलेला ? याला व कोकर्‍ऱ्याला 
स्तुति, सन्मान, गौरव व सत्ता हीं युगानुयुग 
असोत. 
१४ तेव्हां ते चार प्राणी म्हणाले, आमेन; आणि वडील 
मंडळींनी पार्या पडून नमह्कार केला, 
शिक्के फोडण्यांत आले 
- १. सग कोकर्‍यानें सात दिकयांप्रेकी एक शिक्का 
फोडिला,. तेव्हां. मीं . पाहिलें; तों. चार प्राण्यांतील 
एकाला गर्जनेसारख्या वाणीने, ये; असें म्हगतांना मीं 
ऐकले. २ मग मीं पाहिलें तों “पांढरा घोडा, आणि 
त्याजवर बसलेला एक. स्वार दृष्टीस पडला; त्याच्याजवळ 
धनुष्य होतें व त्याला मुगूट देण्यांत आला; तो जिंकीत व 
जिंकावयाला निघाला. 
३ त्यानें. दुसरा . क्षिक्काकोडिळा,, तेव्हां. मीं दुसर्‍या 
प्राण्याला, ये, असें म्हणतांना ऐकले. ४ तेव्हां दुसरा घोडा 
पुढें चालला; तो अभिवणे होता आणि त्यावर बसलेल्या 


२८२ 


- 74 कः विशाळ 





पुरुषाकडे प्रथ्वीची शांति हरणं करण्याचें आणि लोकांकहन 
एकमेकांचा वध करविण्याचें काम सोपविले होते; त्याला 
मोठी तरवार दिलेली होती. 

५. त्यानें - तिसरा . विका फोडिला, तेव्हां मी. तिसर्‍या 
श्राण्यांळा, ये, असें. म्हणतांना ऐकले; मश. मी पाहिलें 
तों “काळा “घोड; आणि त्यावरः बसलेला एक पुदष 
दृष्टीस पडला; त्याच्या हातांत तागड होती; ६ आणि चार 
प्राण्यांच्या मधून निघालेल्या वाणीसारंखी वाणी मीं ऐकली. 
ती अशी: पावल्याला'होरभर गहू, आणि पावल्याला तीन 
झेर जव; तेल व द्राक्षारस यांची हानि करूं नको. 

:. ७ त्याने चवंथा शिक्का फोडिलां, तेव्हां मीं चवथ्या 
आण्याला, ये, असें म्हणतांना ऐकलें..८ मग मी पाहिलें, 
तों फिका /घोडा; “आणि त्यांवर बसलेला एक पुरुष दृष्टीस 
पडळा, "त्याचें नांव * मत्यु;) त्याच्यामागून अघोलोक 
चालेला होता. त्यांना “ तरवारीने, दुष्काळाने, मरणाने व 
पृथ्वीवरील' श्वापदांकडून माणसांना. मारण्याचा ? अधिकार 
पृथ्वीच्या चंवध्या भागावर दिला होता. कजर > 

९ त्यानें पांचवा शिक्की फोडिला, तेव्हां मीं वेदीखाली 
आत्मे पाहिले; ते आत्मे देवाच्या वंचनामुळें व त्यांनीं जी 
साक्ष पटविली होती तिजमुळें जिवे मारिलेल्या लोकांचे होते. 

- १० ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले, “ हेभ्रभो,” जो तूं पवित्र वे 
सत्य' आहेस तो तूं.“ न्यायानिवाडा करीत नाहींस. आणि 
“वृध्वीवर राहणाऱ्या जणांपासून ' आमच्या * रक्ताचा सूड 
वेत ' नाहींस; हे किती वेळ चालणार? ११ तेव्हां त्या 
प्रत्येकास एकएक- शुभ्र झगा' देण्यांत आला आणि त्यास 
असें सांगण्यांत. आलें की तुमचे सोबंतीचे दास वः तुमचे 
अंधु तुम्हांसारिखे जिवे मारिळे जाणार, त्यांची संख्या पूरण 
होईपर्यंत तुम्ही आणखी थोडा वेळ स्वस्थ राहा. 


११ त्यानें सहावा. शिक्का फोडिला; तेव्हां मीं पाहिलें, | 


तों --मोठा भूमिकंप झोला; ' सूर्य ? केसांच्या तरटासोरिसा 
काळा< झाला व सगळां. * चंद्र रक्ता” सोरिखा.झाला; १३ 
“अंजिराचें झाड” भोठ्या वाऱ्यानें .हांललें म्हणजे त्याचीं 
कशीं फळें जशीं खालीं पडतात तसे ' आकाश्यांतील तारे? 
पृथ्वीवर “ पडले; 
आकाह 'गुंडाळळें जाऊन निघून गेळें, आणि सर्वे डोंगर-व 


१४ “ एकादें पुस्तक गुंडाळावें ' तसें. 


बेटें आपोपेल्या ठिकाणांवरून सलून गेली. १५:१धृन्वीबरीळ 
राजे क॑ मोठे अधिकारी,” सरदार, श्रीमंत. व बॅडिबोम(रोक, 
सर्वे दासे व सर्व स्वतंत्र माणसें, * गुहीत चं डोंगरातील 
खडकांत ल्पलीं;?- १६ * आणि तें डोंगरांस व खंडकांस 
म्हणाले,' आम्हांवर पडून राजासनांवर बसलेल्या? पुरुषाच्या 
तोंढपुढ्ठन व कोकऱ्याच्या क्रोथापासून आम्हास “लपवा 
१७ कारण त्यांच्या “क्रोघांचामोठा दिवस” आली आहे, 
आणि त्यापुढे कोण टिकेल? रि 
पंकशें चवेंचाळीस हजारांवर शिक्का 
१ त्यानंतर मीं चार देवदूत “ पृ्वीच्या चार कोनां- 
(७ बर ' उभे राहिलेले पाहिळे; ते पृथ्वीवरून व समुद्रावरून 
वारा वाहू नये व कोणत्याहि झांडांला लागूं नये 
म्हणून शथ्वीच्या “ चार  वाऱ्यांस ' धरून ठेवीत होते. 
२ मीं दुसरा एक देवदूत “शूंयांच्या. उगवतीपोसून वर 
चढतांना पाहिला, 'त्याच्याजवळ'-सदाजीवीं देवाचा. शिका 
होता; ज्या चार देवदूतांकडे :कृंथ्वीला कससुंद्राला उपद्रव 
करण्याचें" सोपविले होतें. त्यांस तो. मोठ्या: बाणीनें 
म्हणाला : '३ आमच्या देवाचे” जें दास आहेत. त्यांच्या 
“ कृपाळांवर? आम्ही “ शिक्का. मारीपर्यंत * पृथ्वीला; 
संपुद्राळा व झोडांना उपद्रव करू. नका. ४ ज्यांच्यावर 
शिक्का करण्यांत आला त्यांची संख्या मीं ऐकली; इत्वाएल 
ळोकांच्या सवे कशांपैकी एकर 'चवेचाळीस हजारांवर 
शिक्का 'मारंण्यांत आला, 
५ यहूदा” वंशापकीं बारा * हजारावर * जिक्का 
मारण्यांत आला; 
रऊबेन वंश्यापैकी बारा: हजारांवर; 
गाद. वेज्ञापैकी- बारा : हजारांवर; 
६ आहेर'बंद्यापैकी : बारा हजारांवर; 
- नफ़ताली वंशापैकीं बारा हजासंव्र 
मंनरदो वंशापँकीं: धारा: हनासंबध; 
७ क्षिमोन वंशयापैकीं बारा . इंजारॉरबत 
हेवी वेंशापैकी :आस 1 इजारांबरफ 
: उइत्साखारः वंशापैकी - बास: इम्नारांवग्य; 
ढ जबुलून :वंशापेकीं बारा हजारांवहु 


२८३ 


भक ७८:-८२१२३२ 








य पपण्फपम पपी ३ मग दुसरा .एक देववूत गय्रेऊन “-वेदीपुढें उभा. 
- *६'त्योनंतर मीं. पाहिलें. तो सवे राष्ट्रे, . वंश, ' राहिला, । त्याच्याजवळ सोन्याचे धुपाटणे होत्तें; आणि 
त्र: भाषा यांपॅकी .क्रोणाच्यानें मोजवला* नाही असा, | सवे - पवित्र जनांच्या “ प्रार्थनांसद्द ?. राजासनासमोरच्या 
शुन्न झग्रे परिधान केळेला. व दाती. झावळ्या असलेला, । सोन्याच्या वेदीवर .“ धूप ”. ठेवण्य़ाकरितां त्याजवळ तो. 
मोठा ... लोकसमुदाय. : राजासनासमोर.. ब कोकऱ्यासमोर | “ धूप * पुष्कळ : दिला. होता. :४ देवदूताच्या हातांतूस 
उभा. राहिलेला. -माझ्या.. दृष्टीस. पडला. १० ते उच्च | धुपाचा धूर पबित्र जनांच्या “ प्रार्थनांसह * देवासमोर 


वाणीने म्हणत होते; : | वर चढला. ५ तेव्हां देवदूतानें धुपाटणे घेऊन त्यांत 
राजासनावर बसलेल्या ! -आमच्या:देवाचा व वेदीवरचा अभि- भरून * पृथ्वीवर टाकिला, तों 'गर्जना, 
क्रोकऱ्याचा तारणांबद्दळ महिमा होको, वाणी, विजा व भूमिकंप हीं झालीं 


११ तेव्हां राजासन, वडीलमंडळ व चार प्राणी ग्ांच्या | ६ मग ज्या सात देवदूतांजवळ सात करणे होते ते 
भोवते सवे देवदूत उमे. होते, ते राजासनासमोर उपडे : वाजविण्यास ते सिद्ध झाले १ 
पहून देवाला नमस्क्रार घाळून म्हणाळे: . . ७ पहिल्या .देवदूतार्ने करणा वाजविला बरो. रक्तमिश्रित 
१२ -आमेन; धन्यवाद, गौरव, झन, उ गारा व अभि उत्पन्न होऊन त्यांची .पस्बीवर ” दृष्टि 
स्मरण, सन्मान, सामध्ये व- बळ हीं युगानुयुग झाली; तेव्हां एथ्वीचा तुतीयांशा जळून गेला, झाडांचा 
आमच्या. देवाची आहेत; आमेन तृतीयांच्य जळून गेला- व सवे हिरवे गवत जळून गेलें. 
4३. तेव्हां वद्वीलमंडळापेकी एकाने मला म्हटळें, शुभ्र |.“ हसऱ्या देवदूतानें करणा वाजविला, तों “-अभोनें 
झये परिधान केलेले हे कोण: आहेत :ब.कोठून आळे? ! पेटळेल्या ! मोठ्या ' गोंग्रासारिखें ' समुद्रांत. कांहीं 
१४. मीं त्याला म्हटलें, प्रभो, हें तुला ठाऊक आहे. ; टाकिले गेलें; समुद्राच्या तृतीयांशयाचें. * रक्त झारे; 
तो मला म्हणाला, . मोठ्या : संकटांतून येतात ते हे. . ९ आणि समुद्रांतल्या .उत्पत्तोंतील तृतीयांश प्राणी मरण 
आहेत;. ह्यांनी “ आपळे झगे ' करोकऱ्याच्या “ रक्तांत , पावले; तसेंच तृतीयांश तारवांचा नाश झाला. 
धुऊन ? शुन्न केळे आहेत. १५. यामुळें ते देवाच्या | १० तिसऱ्या देवदूतानें करणा वाजविला तों मशाली- 
राजासनासमोर आहेत; ते अहोरात्र. त्याच्या मंदिरांत । सारखा पेटछेला मोठा “ तारा आकाझांतून खालीं पडला. 
त्याची सेवा. करितात; आणि “ राजासनावर: बसलेला ? ! तो. नद्यांच्या तृतीयांशयावर व. पाण्याच्या झऱ्यावर 
त्यांजवर आपला मंडप करील. १६ ते यापुढें ' भुकेळे | पडला; ११ त्या .तार्‍्याचें नांव. कहूदवणा; आणि 
असे होणार नाहींत; व तान्हेळेहि 'होणार नाहींत; ' । पाण्याच्या तृतीयांशाचा कहृदवणा झाला; :आणि त्या 
त्यांस सूये किंवा कोणतीहि “ उष्णता बाघणार नाहीं; ' | पाण्यानें मलुष्यांपैकीं पुष्कळ मेली, कारण तें. कह झालें 
१७. कारण राजासनाघुढें मध्यभांग्री -असछेला : कोकरा होतें 
“ मेंढपाळ * होईल व जीवनी पाण्याच्या झर्‍यां- १२ चवथ्या देवदूतानें .करणा वाजविला, तों सूर्याचा 
जवळ त्यांस नेईेळ; आणि देव त्यांच्या “ डोळ्यांचे सवे : तृतीयांश, 'चंद्राचा तृतीयांद्य व ताऱ्यांचा . तृतीयांश यांवर 
अश्रु पुसून टाकील; डर । प्रहार झाला; त्यांचा तृतीयांश अंधकारमय व्हावा आणि 
सात करण्यांचा नाद होणें दिवसाच्या 'तसें रात्रीच्याहि तृतीयांशांत पकाश पडूं नये 
१ त्यानें सातवा दका फोडिल्यावर स्वगीत | म्हणून असें झालें. 
€८ समारे अधी तासपर्यंत निर्वात. झालें. २ तेव्हां | १३ मीं पाहिलें तों एक गरुड अंतराळाच्या मध्यभागी 
. . देवासमोर .उभे राहणारे सात: देवदूत . मीं पाहिले; । उडतांना दृष्टीस पडला; त्यास मोठ्याने असें म्हणतांना मीं 


ऱर्ट्ड 





अन ट८१श्‍न्ळ्श 





ऐकले: जे तीन- देवदूतःकरणा वोजविणार आहेत त्यांच्या 
करभ्याच्या होणाऱ्या ध्वेनीने 'प्रथ्वीवर राहणार्‍या जणांवर 
अँनेर्थ;'अंभर्थ, अनर्थ येणार! 

“. उंद पाचव्या देवदूंतॉर्ने करणा वाजविली; तो एक 
। शु तहा” आकाशातून एथ्वीवर 'प्रंडळेला “मोड्या शंटीसं 





होती. ' र त्याने अंगाघकू्प उधोडेल, तों. त्यातून 'मोठ्या 
“भट्टीच्या घुरासारिखा धूर बाहेर - येळन वर चढला; 
आणि कूपाच्या धुराने 'सूर्य' व अंतराळ हीं “अंधकारमय' 
झालीं: ३'त्या धुरांतूनं टोळ निघून एथ्वीवर उंतरले; त्यांस 
यृध्वीवरीळ विंचर्वांसारखी शक्ति दिली होती. ४ त्यांस 
असें सांगितलें होतें की, ' पृथ्वीवरील गवताला, कोणत्याहि 
हिरवळीला व कोणत्याहि क्षाडाला ? उपद्रव करूं नयें; तर 
ज्या मनुष्यांच्या ' कपाळांवर ' देवाचा * क्षिक्का * नाहीं त्यांस 
मात्र करावा. ५ त्यांस जिवें मारण्याचे त्यांजंकंडे सोपविले 


नव्ह्ते तर मात्र पांच महिने पीडा देण्याचें सोंपविळें होस; 
त्यांपासून होणारी पीडा, विंचू मनुष्याला: नांगी': भारिंती । 


तेव्ही होणाऱ्या पीडेसारखी होती. ६. त्या' दिवसांत मनुष्ये 


मरणाचा प्रसंग पाहतीळ तरी तो. त्यांस मिळणार नाहीं; 


भरांवयाची उंत्कंठा धरत्तील, तरी मरण त्यांजपासून दूर 
पळेल. ७:त्या टोळांचा “आकार लढाईसाठी ' सज केलेल्या 
“घोख्यांच्या आकारासारखा ' होता; त्यांच्या डोक्यांवर 
सोन्यासारिखे दिसणारे मुंगूट होते आणि त्यांचें“ तोंडवळे 
माणसांच्या. तोंडवळ्यांसांरिखे होते. ८ त्यांचे केस 
स्रियांच्या केसांसारिखे आणि त्यांचे दांत सिंहांच्या “ दांतां 
सारिखे” होते. ९ त्यांस उरक्षाणे होतीं ती- लोखंडी उर- 
ज्ञाणांसारिखीं दिसत होतीं, आणि त्यांच्या पंखांचा आवाज 


लढाईंत धावणाऱ्या पुष्कळ घोब्यांच्या 'रथांच्या आवार्जा- । 


सारिखाः होता; १० त्यास विंचवांसारखीं शेपटें व 
नांग्या आहेत आणि मनुष्यांस पांच महिने उपद्रव कंर 
ण्याची शक्ति त्यांच्या शेपटांत आहे. ११ अगाधकूपाचा 
दूत हा त्यांजवर राजा आहे; इजरी भाषेंतळें त्याचें नांव 
अबह्वोन, आणि हेल्लेणी भाषेतले त्याचें नांव अंपल्ठओन 
आहे. 

१९ पहिला अनर्थ होऊन गेला; पाहा, यानंतर आणखी 


ग"कडला;/ त्याच्याजवळ “ अरमॉँधंकूपाची किंहीः दिली | 


दोन अँनर्फ़ येनार आहेत. | 
९१&-नंतेह सहान्या देववूंताने करणा वाजवा छे. 
देवासमोरीळि  सुवणे- वेदीच्या शिंगांमधून झाठेी* शक 
वाणी नॉशेकली;-१४ करणा असलेल्या -सहाच्या वेतदूंताठा . 
ती म्हणाली; “केरात महानदीवर बांधून ठेवलेल्या शौर. 
करं.!*१५ तेव्हां ममुष्यांपिकी' 'तंतीरथाशि 
मसुष्येः जिवे 'मारण्याकरिता . नेमलेली घटिका, ' दिवस; 
महिना वे वषे यांसांठीं तयार. केलेळें हे चार देवदूत 
मोकळे झालें. १६ स्वारांच्या सेन्यांची संख्या वीस कोटि 
होती; हीं त्यांची संख्या मी ऐकली. १७ त्या रांतांत घोडे 
व त्यांवर बसलेले स्वार मीं पाहिले; त्यांस अभि, नीळ व 
गंघंक यांच्या रंगांची उस्द्माणें होतीं. त्या घोथ्यांची' डोकी 
सिंहांच्या डोक्यांसारखीं होतीं; आणि त्यांच्या तोंडांतून 
अभि, धूर व गंधक हीं निघत होतीं. १८ त्यांच्या तोंडां- 
वून निघणारे. अभि; धूर व गंथंकं यो-तीन-पीढांसुळें-तृत्ती 
यांश मनुष्ये जिवे मारली गेटी.. १९ त्या घोश्यींची शक्ति 
त्यांच्या तोंडांत व त्यांच्या जेपटांत अहिं; त्यांचीं 'ज्ञेपटे 
सापांसारिंखी असून त्यास डोकी ओहेत, 'ओंणिं त्यांनी ते 
उपद्रव करितात. २० त्या पीढांनीं जिवे. न मारिख्या 
गेलेल्या. अश्या 'बाकींच्या “ मंनुष्यांनीं आपल्या हातच्या 
कृर्त्यांविषयी ” पश्चात्ताप केला नाहीं; म्हणजे ' भूर्ते व ज्यांस 
पाहतां, ऐकतां व चालतां येत नाहीं अद्या सोन्याच्या 
स्प्याच्या, पितळेच्या, दगडाच्या व लाकडाच्या मूर्ति? 
यांची पूजा करणें त्यांनीं सोडिले नाहीं; २१ आणि' त्यांनी 
केलेल्या नरहत्या, * चेटकें, जारकर्गे! व चोऱ्या यांबद्दलहि 
पश्चात्ताप केला नाही. 
बलवान्‌ दूत व लहानसं पुस्तक . 
. _ "चे मीं दुसर ऐक बलवान वेबदूर्त स्वर्गातून 
१ ७ उतंरतांना*पाहित; तो. ेधॅयेष्टित' असून त्याच्या 
डोक्‍यावर मेघधंनुर्ष्य' होते, त्याचे स्‌थॉ- 
सारिखे, व. त्याचे पाय अंम्िस्तॅसांसारिखे होते; २ त्याच्या 
हाती उघंडळेळें एकं लहानसे पुस्तंक होतें; त्यांने आपंजं. 
उजवा पाय समुद्रावर व डोदा पाय ठेविला वःती 
सिंहगंजेनेप्रमाणें मोठ्याने झोरंडला; ३२ आणि तो ओरडला 
तेव्हां सात गर्जनांनीं आपापले शब्द फांढिळें. ४ त्या सात 





२८५ 


अ: १७०६४-११:५१५ 


_ शब्द काढिले तेव्हां मी लिहिनार: होतों; 
कषंबांत स्वर्गातून झाळेली वाणी मी ऐकली;: ती:*म्हणाली 
सात गर्जनांनीं काढिले शब्द गुप्त ठेव; ते. लिहू -नंको.. ५ 
ज्या. देवदूताळा ससुद्राभर :व भूमीवर - उभे 'शहिकेले मीं 
पाहिलें, त्याने.“ आपला उनवा हात स्वसीकडे वर करून; 


$-जो युगासुयुग्र-जीबंत आहे, ज्याने-झाझाश;व-उम्मांत- जे 


आहे. तें, पृथ्वी व तिनवर जें आहे ते; आणि समुद्र व त्यांत 
जें.आहे तेउत्पन्न केलें, त्याची आपथ वाटून म्हटलें”? आणखी 
अवकाश ढागणार नाहीं; ७ तर सात्रव्या देववूताची वाणी 
होईल. त्या. दिवसांत म्हणजे-तो देवदूत करणा बाजविण्याच्या 
लागांत असेल, तेव्हां देवाने “आपले . दास संदेषे * यांस 
सुव्रातौ. सांगितली, तदनुसार: त्याचे गूज ” पूणे. होईल. 
८:- स्वर्गातून झालेली जी “वाणी मी; ऐकळी होती .ती 
मजखरोबर पुनः बोलतांना मीं ऐकली; ती म्हणाली, समु- 
' दरावर व्र..भूमीवर उभे. राहिलेल्या : देवदूलाच्या 

उषडलेलें 'पुर्तक जाऊल घे. « तेव्हां:मी. त्या देववूताकडे 
| £ ते. लहानसे. पुस्तक ' मळा :दे, “असें म्हटलें, 


ळुहानसें पुस्तक घेतळें व खाऊन टाकिले; ते. माझ्या तोंडांत 

मधासारखें गोड लागलें; ' तरी ते. खाल्ल्यावर माझें पोट 

कहे झालें. ११ तेव्हां ते. मला म्हणाळे, बहुत: लोक, राष्ट्र 

- मांधा. ब. राजे यांजविषयीं तू पुनः संदेश दिला पाहिजे: 
दोन साक्षीदार 


। १ नंतर काठीसारखा एक बोरू. कोणीएकाने 
९१ मला दिला, आणि म्हटळें: ऊठ, देवाचें मंदिर 
. .... वेदी व त्यांत उपासना करणारे. लोक यांचें माप 
घे; २ तरी मंद्राबाहेरचें अंगण सोड, त्याचें माप घेऊं 
नको; कारण तें “ विदेज्ञी लोकांस' दिलें आहे; आणि पवित्र 
- नगर ते बेचाळीस महिने “ तुडवितील. ' २ माझे दोन साक्षी 


यांस भी नेमून ठेवीन, ते तरट पांघरून एक इजार दोनशें | 


साठ:दिव्रस संदेश. सांगतील. ४ “पृथ्वीच्या प्रभूसमोर उभीं 
असगारीं दोन जैतून झाडे” व दोन समया? हीं ते आहेत. 
७ त्यांस कोणीं उपद्रव कह पाहिल्यास (त्यांच्या . तोंडांतून 





प्रकटीकरण 


अभि. निघून त्यांच्या वैऱ्यांस खाऊन: टाकरितो; ' कोणी 
त्यांस उपद्रव करण्याची इच्छा धरल्यास त्यानें याचप्रमाणे 
जीवें मारिले जावें. ६ त्याच्या संदेश सांगण्याच्या दिवसांत 
: पाकस पह नये ? म्हणून आकाश. बंद करावयाचा त्यांस 
अध््कार. दिळेला आहे; “ पाण्याचें रक्त करण्याचा ?..अधि 
त्यांस-पाण्यात्रर.झाहे, आणि वाटेल. तेव्हां. * पृथ्वीला 
संदे पीडांनीं.पीडित करण्याचाहि'. त्यांस-अधिकार “ आहे. 
त्यांनीं आपलें साक्ष देणें समाप्त केल्यावर “अगाघकूपां 
तून बर येणारे श्वापद त्यांजबरोबर लढाई करील” आणि 
“त्यांस जिंकून? जिवे मारील; ८ आणि दृ्ांतरूपाने “सदोम, 
मिसर म्हटलेळें असें जें मोठें नगर, आणि ज्यांत त्यांच्या 
प्रभूला वधस्तंभावर खिळिलें होतें त्याच्या रस्त्यावर त्यांचीं 
प्रेते पडतील. ९ तीं त्यांचीं भ्रेतें लोक, वंश, माषा व राष्ट्र 
यांपैकी तेथें असलळेळे इसम साडेतीन दिवस पाहतील आणि 
तीं'.कबरेंत ठेवूं. देणार नाहींत. १०. त्यांवरून एथ्वीवऱ्‌ 
राहणारे जन. आनंद व 'उत्साह' करितील व एकमेकांस 
भेठ़्ीग्राठबितील; क्रारण त्या दोघां संदेष्टयांनी एथ्वीवर 
राहणार्‍या. जनांस पीडा दिप होती. ११ पुढें साहेतीत 
दिवसांनंतर “जीवनी आत्मा -देब्रापासून येऊल : त्यामध्यें 
क्षिरल्मर, तेव्हा. ते आपल्या पायांवर. उभे राहिठे; आणि 
ज्यांनीं त्यात्या पाहिलें त्यांना..मोठें * भय प्राप्त झार्ले;' 3२ 
तेव्हां स्वगोतून निघाळेळी मोठी वाणी त्यांनी आपणांबरो: 
बर बोलतांना ऐकली; ती. म्हणाळी, एथे.वर य़ा, मग ते 
भेघारूढ होऊन स्वर्गात” वर गेळे; तेव्ह्यं त्यांचे वैरी त्यांस 
पाहत होते. .१३ त्याच घटकेस “ मोठा भूमिकंप ? झाटा. 
तेव्हां त्या नगराचा दहावा भाग “पडला,” भूमिकंपार्ने सात 
हजार मनुष्ये. ठार झालीं आणि बाकीचीं. भयभीत होऊन 
त्यांनीं स्वर्गीय देवाचें' गौरव केलें. 
१४ दुसरा. अनर्थ होऊन गेला; पाहा, तिसरा अनर्थ 

लवकर येत आहे. ! 

र्‍ सातवा करणा व , 
१५ सातव्या देवदूतानें करणा वाजविला; तों स्वर्गात 
मोठ्या वाणी झाल्या; त्या म्हणाल्या : 

जगाचें “ राज्य ' आमच्या ' प्रभूचे व त्याच्या. . 

ल्स्ताचें ' झालें; “तो युगानुयुग राज्य करील. 


२८६ 


*ग्रकटीकरण 


- अ९ ११९५१६-१२:१८ 





वृं६ तेव्हां देवासमोर आपल्या आसनांवर बसलेले 


चोवीस वडील उपडे पडून देवांला नमेस्कार. धोलून 


म्हणाले : | 
१७ 'हे. प्रभु ठेवा, हे: सर्वसत्ताधारी, जो तूं आहेस” व 
होंतास तो तू आपलें महान. सामर्थ्य हाती घेऊन 
'रांज्यारूढ झालास म्हणूर्न आम्ही नुझें आभारप्रदरशीन 
' करितों. १८ *रांट्रे कोघाविष्ट.झोलीं,” तुझ्या “क्रोधाची? 


बेळ आली; म्रेतांचा न्याय करण्यांची वेळ, आणि 'तुझे 


*दास' संदेष्टे? तुझे 'पंवित्र जन, तुझ्या नामा'ची “भीति 
:' बाळंगणारे लहानथोर! यांस वेतन देण्याची वेळ, आणि 
' “पृथ्वीचा नाश करणाऱ्यांचा नाश. करण्याची वेळ आली 
आहे. 
१९ तेव्हां स्वगांतळें देवाचें मंदिर उघडलें, ' त्यांच्या 


मंद्रांते त्याच्या कराराचा कोश” दृष्टीस पडला आणिं 
“विजा, भिन्नभिन्न वाणी, गर्जना,” भूमिकंप. व 'मोठ्या | 


मारांची वृष्टि' हीं झालीं. 
न स्त्री व अजगर यांचा साक्षात्कार 


१ नंतर स्वर्गात एक मोठें चिन्ह दृष्टीस पडलें, | 
१९ एक त्रा दिसली, ती सूर्य पांघरलेली होती आणि 


तिच्या पायांखांठीं चंद्र व तिच्या मस्तकावर 

बारा. ताऱ्यांचा मुगूट होता. २ ती 'गरोदर होती आणि 
“वेणा ' देऊन प्रसूतीच्या कष्टांनी. ओरडत होती.” ३ 
स्वर्गांत दुसरें एक चिन्हे दीस पडलें; पाहा; एक 
मोठा अभिवर्णे अजगर दिसला, त्याला सांत औैकीं व 
दह्या शिंगे, होती, आणि त्याच्या डोक्यांवर सात 
मुंगूट होते. ४ त्याच्या झेपटानें “ आकाशांतील ताऱ्यांचा 
तृतीयांश. ओढला जाऊन “ तो पृथ्वीवर पडला; ? आणि 
ती स्री प्रसवेल तेव्हां तिचें मूल खाऊन टाकांवें म्हणून 
तो अजगर, त्या प्रसवणार्‍या ्रीपुढें उभा राहिला होता. 
५ इतक्यांत ती पुत्र " प्रसवली; * सवे * राशटंवर लोखंडी 
दंडानें ' राज्य “ करील असें “ पुंसंतान * प्रसवली; ते 
तिचें मूळ देवाकडे व त्याच्या जजासनाकडे वर नेण्यांत 
आलें. ६ ती श्री रानांत पळून गेली, तेथें तिचें एकं 
हजार दोनशें साठ . दिवस . पोषण व्हावे म्हणून देंवानें 
तयार केलेली तिची जागा होती. ७ तेव्हां स्वर्गात युद्ध 





झालें; “ मीखाएल ? व त्याचे दूत .अजंगराबरोबर 2 ुद 


करण्यास . निघाले; आगि त्यांबसेबर अजगर व त्याचे दूत 
लढले; ८ तरी त्यांचें: कांहीं स्ञाळळें नाहीं, आणि स्वगोत 
त्यांचें ठिकाणहि आणंखी सांपडलें नाहीं: ९ मगस.मोठा अमर 
खालीं टाकण्यांत अपला, सर्वे जगप्ला ठकविणारा “दियाबल' व 
'सेतान? म्हटळेळा जुनाट साप? ह्याला श्वालीं पृथ्वीवर डाक- 


: ण्यांत'आलें, व 'त्यांबरोबर त्याच्या दूतांस राकण्यांत. आळे. 


१० तेव्हां मीं स्वगबात.मोठी. वाणी ऐकली;-ती' म्हणाल्ी:... 
आतां तारण; साम्ये वः राज्यःआमंच्या देवाचें: 
झालें आहे व भ्धिकार' त्याच्या खिस्ताचा झाला 
आहे; कारण-:जोः आमच्या बंधूंना दोष देणारा, 
आमच्या देवासमोर रात्रेदिवस त्यांजवर: दोषारोपं 
करणारा, तो खालीं. टाकण्यांत आला आहे. ११. 
त्याला... त्यांनीं . कोंकऱ्याच्या .स्क्तामुळें व आपल्या 
साक्षीच्या. वचनामुळें -जिंकिळें आणि. त्यांजवर 
मरावयांची' पाळी आली -ससी: त्यांनीं आपल्या .जिवा- 
वर॑ प्रीति. केली“ज्ाही. १२ यास्तव “ स्वर्गीनो,? 
व त्यात वसंणांऱ्यांनो, “ उत्साह करा; ' परथ्वीव' 
समुद्रे, योंवर*अंनर्थ ओढवला आहे. कारण आपला 
'काळ थोडा . औहे असें समजून अतिहय संतप्त 

झालेलो सैतान उतरून, तुम्हांकडे गेला आहे. 
१२३ आपणं पृथ्वीवर टाकले गेली असें पाहून अजगरानें, 


' जी क्ली. पुंसंतान' प्रसवली होती, . तिचा पाठलाग केला; 


१४ त्या ख्रीनें आप्ेल्या ठिकाणीं रानांत उडून जावें म्हणून 
तिला मोठ्या गरुडाचे दोन पंख देण्यांत 'आले होते; तेथें 
एकं “काळ, दोन काळें व अर्धकोळ-'सपोपासून सुरक्षित 
राहून तिचे. पोष्ण'व्हावयाचें होते; '५;:मग- त्या शरभ 
वाहून जावें. म्हणून त्याःसर्पाने तिंच्यांमांगून नंदौ्तासिखा 
पाण्याचा प्रवाह आपल्या तोंडातून सोंडिला; १६. प्रर्त. 
ख्लीलां भूनि साहाय्य झाली; तिनें आपठेःतींड उंधईन 
अजंगराने आपल्या तोंडांतून सोडिळेली' नदी गिळून 
टाकिली. १७ तेव्हां अजगर सरीवर रागाक्ला आंगणि 
देवाच्या आज्ञा पाळणारे व येशविषयींची साक्ष पटविणारे 
असे तिच्या. संतानांपैकीं बाकीचे लोक यांजबरोबर लढाई 
करण्यास तो निघून गेलां; १८ आणि तो समुद्राच्या 


२८७ 


अ० ६१:१८-१४;:३ 





बॉदवर उभां राहिल. 
ब्वापदाचा साल्तात्कार > ४ 
4 नंतर मी कं “आंपदसथुद्रांतून वर येतांना ? 
१ छे. पाहिलें; त्याळाः (दहा -शिंबे'*: व सात डोकीं 
असून त्याच्या शिंगांवर दहा' झुमूट आणि त्याच्या 
डाक्‍्यावर  देवनिंदात्मक॑- नोवें होतीं: २ जें.“ शकपद * मीं 
पाहिलें त॑* चित्त्यासारिखें ). होते; त्याचे पाय *-अस्तर- 
लाच्या' पा्यांसारिखे होते व.त्म़ार्चे'तोंड :'-सिंहाच्या ? 
तोंडासारिखें होते;:त्याला अंजग्ंरातें-आंग्रळी क्ति; आपलें 
आसन वं .मोख्य अधिकार दिला. : डे त्याच्या .डोक्‍्यांपैकी 
एक डोके. मरण 'येईसा, घान झाल्यासारलें साझ्यां दृष्टीस 
पडलें; त्रीःत्यांचा ्राणघातके--घाव 'बंरा':झांला;-तेव्हा सर्व 
एथ्वी. आश्वरयेःकरीत त्या.श्वापदामागूंन गेली: ४ अजगरानें 
त्या :श्रापदास आपला.अधिक्रार दिसा होता म्हणून, त्यांनीं 
अजगराराः नमस्कार घातलाई;आणि: ले; श्वांपदाळा नमस्कार 
घालतांना म्हणाठे,: या. श्वापंदाससान कोण: आहे 3: य्ाच्या- 
-बरोबर: कोणाच्याने ळढवेल,१ त्य़ाला. मोठमोठ्या: व 
बेचाळीस: महिने त्याला. आपलें '४>क्ोमःचालविश्याचा 
अधिकार: दिला होता.. ६-त्माने देवाविश्दध ईनिंदा करण्यास, 
म्हणजे त्याचें -नाम, :त्यांचा.. मंडपःथ स्वयेनिवासी लोक 
याची: निंदा करण्यांसःतोंड सोदिलें, . ७:पकित्रि जनांबरोबर 
लढण्याचे ब. त्यांस जिंकण्याचे कार्य:त्याकडे सोंफविलें होतें 


त्याला दिला:- होतम;.< : ज्या. कोणाची; , नावे जगाच्या 
स्थापनेपासून -“ वधलेल्या: 'कोक्रऱ्याच्या :जीवनी पुस्तकांत 
निहिलेळीं ):- नाहींत .भसे. ऐथ्नीवर.राहशाडे सर्वे: जग: त्या 
श्वापदाळां नमन. 'करितीळं, : ९. ज्याक्रोणाल्ा कान आहे.तो 
ऐको.. १०. “ कैदेंत जावयाचा ..तो...कैदेंत.. जातो; . कोणी 
कोणास -तरवारीने ” जिवे मारील .:तर त्याठा'तरवारीनें 
मरणे भाग आहे; यावरून पवित्र <जनांचा धीर वः विश्वास 
किसून येतो.  . 

११-.नंतर मीं . दुसरें. एक श्वापद भूमीतून: वर. येतांना 
फाहिठें;: त्याऊा कोकरीसारखीं: दोत शिंगे 'होतीं; तें अज- 
सरासारिख ओलता; होतें. : १२. ते: पहिल्या श्वापदाचा: सबे 





: | अधिकार त्याच्यासमक्ष चालविते .आणि ज्या पहिल्या 


श्वापदाचा प्राणघातक घाव बरा झाला होता, त्याला एथ्वीने 
व तिजवर राहणाऱ्या जणांनीं नमन करावें असें करिते. 
$३ तें .मोठीं 'प्विन्हें करिते; मनुष्यांसमक्ष आकाझांतून 
पृथ्वीवर अम्नि पडावा असें देखील करिते. १४ जीं चिन्हें 
त्या - श्वापदासमक्ष करण्याचें त्याकडे ... सोपविले 
होतें, त्यावरून: तें प्रथ्वीवर राहणार्‍या जग्रांस. ठकवितें; 
म्हंजे. तरवारीचा .घाव. लागला असून, जोवंत -राहि- 
लेल्या श्वापदाप्रीत्मर्थ मूर्ति करावयास..एथ्वीवर राहणाऱ्या 
जगांस तें सांगते. १५. त्या श्रापदाच्य़ा सूर्तीत प्राण 


छालावयाचें . त्याच्या हातीं दिलें होतें, यासाठीं. की 
- श्वापदाच्या “ मूर्तीनें बोलावें? आणि * जे कोणी- त्या 
 श्वापदाच्या £ मूतीला नमन करणार नाहींत ? ते जिवे 


मास्ठि जावेत असें तिनें घडवून आणावें. 1६ लहान- 
थोर, धनवान»: द्रिदी,, स्वतंत्र व . दास, या सर्वानी 
आपल्या उजव्या हातावर किंवा . आपल्या कपाळावर 


: खूण करून: -घ्य़ादी;. १७ आणि.ज्यांवर .ती. खूण म्हणजे 
' त्या :श्रापदाचे : चांध -. किंवा. नांवाते .दशविळेली संख्या 
' झाहे,. त्यांशिवाय. .कोणाळा .चिकत घेतां ग्रे नये “किवा 


व्रिकत देतां येऊं नये, असें तें करिते. १८ हँ अकलेचे 
काम- आहे; ज्याला बुद्धि आहे. त्याचें श्वापदाचें. नांत 


. त्या संख्पेवख्न. काढावें; त्या. संख्येवरून मनुष्याचा 
र * बोध होतो; ती त्याची संख्या सहार्शे सासष्ट होय. 
आणि. संवे. वंश, खोक; 'भाषा' व: स्टे यांवरः अधिकार | 


कोकरा व उद्धरलेळे यांचा साक्षात्कार 

१. नंतर स्री पाहिलें, तों. पाहा,. कोकण 
५९ सगोत्र -डोंगरावर उभा राहिलेला दृष्टीस .पडला 
. ..... त्याजबरोबर त्याचें नास..व त्याच्य़ा पित्याचें 
नाम ':कप्नाळांवर ? लिहिलेले असे एकदं चवेचाळोस 
हजार इसम होते; २ आणि..." बहुत. .जलप्रवाहांच्या 
शब्दासारिखी ? व झोठ्ंया. गर्जेनेच्या शब्दासारिखी. स्वर्गा. 
वृत : निघाळेली - वाणी मी. ऐकली; आणि जी वाणी 
मी...ऐकली ती,.:जसे काय- वीणाकरी आपल्या वीणा 
वाजवीत आहेत,.. अक्षी होती. ३ ते राजासनासमोर 
आणि चार .प्राणी व -वडील. यांजसमोर जसें. काय 
एक . रमे गीत ग्रात होते;.?. तें; गीत, . पृथ्वीवरून 


रट्ट 


अर १४:५२१-१५:२ 





“ तोंडांत असत्य आढळले नाहीं; ते निष्कलंक आहेत. 
तीन देवदूतांचा साक्षात्कार 

६ नंतर मी दुसरा एक देवदूत अंतराळांच्या मध्य- 
भागी उढतांना पाहिला, “त्याच्याजवळ प्रथ्वीवर राहणारे 
अन म्हणजे. प्रत्येक राष्ट्र, वंश, भाषा व लोक यांस 
सांगावयास सार्वकालिक सुवाती होती. ७ तो मोठ्याने 
म्हणाला: देवाची भीति बाळगा व त्याचें गौरव करा, 
कारेण त्यांची न्यायनिवाडा करावयाची घटिका आली 
आहे; “ ज्यानें आका, पृथ्वी, समुद्र ? व पाण्याचे 
झरे ' उतनन्न केले, ' त्याला नमन करा. 

- ८ त्या देवदूतामागून दुसरा देवदूत येऊन म्हणाला : 
* घडली, ' मोठी बाबेऊ पडली; तिनें. ' आपल्या ? 
जारकर्मांचा क्रोधरूपी ' द्राक्षारस ” संव राष्ट्रांना पाजिला. 

“९. त्यांच्यामागून तिसरा देवदूत येऊन मोठ्यांने 


'म्हणालाः जो कोणी श्वापदाला व त्याच्या मूतीला नमन 


करितो, आणि आपल्या कपाळावर किंवा आंपल्या हातावर 
त्यांची खूण कशन घेतो, १० तोहि.' देवाच्या. क्रोधाच्या 
प्याल्यांत ' निरा धातलेला ? त्याचा कोपरूपी “ द्राक्षारस 
पिहंल. ? आणि पचित्र देवदूतांसमक्ष व 'कोकऱ्यासमक्ष 
त्याला “ अभि व गंधक ' यांपासून पीडा होईल. ११ 
त्यांच्या पीडेचा ' धूर युगानुयुग वर येतो; ' आणि जे 
श्वापदाला व त्याच्या मूर्तीला. नंमेन करितात. त्यांस, 
आणि जो कोणी त्याच्या नामांची खूण करून घेतो 
त्यास * रात्रंदिवस ” विश्रांति मिळत नाहीं. १२ देवाच्या 
आज्ञा पाळणारे व येहवरील विश्वास घरून राहणारे 
पवित्रे जन यांचा धीर यावरून दिसून येतो. ' ' 

१३ तेव्हां. स्वगौतून झालेली वाणी मीं ऐकली. 
ती म्हणाली, लिही: 'प्रभूमध्यें मरणारे आंतांपासून 
धन्य आहेत. आत्मा म्हणतो: खरेच, आपल्या कटी- 


पासून सुटून त्यांस विसावा मिळेल;,त्यांची .कृत्वे .त्यांज 
बरोबर : जातात. 
हंगाम व पृथ्वीची कापणी 

१४ नंतर मीं पाहिलें, तो. पांढरा मेघ व. त्या 
मेघावर बसलेला मनुष्याच्या : पुत्रासारखा एक जण 
दृष्टीस पडला; त्याच्या मस्तकांवर सोन्याचा मुगूंट ब 
त्याच्या. हाती तीक्ष्ण धारेचा विळा होता. १५ तेव्हां 
दुसरा एक देवदूत मंदिरांतून निघून मेघावर बसलेल्या 
पुरुषास उच्च वाणीने म्हणाला, तू आपला “ विळा 
चालवून * कापणी कर; कारण “ कापणीची वेळ आलो 
आहे; * पृथ्वीचे पीक पिकून गेलें आहे. १६ तेव्हां 
मेघावर बसलेल्या पुरुषाने आपला विळा पध्वीवर चाल- 
विला; आणि प्रथ्वीची कापणी झाली. 

१७ मग दुसरा एक देवदूत स्वर्गातील मंदिरातून 
निघाला, त्याच्याजवळहि-. तीक्ष्ण धारेचा विळां होता. 
१८ ज्याला अभ्नीवर' भॅधिकार आहे असा दुसरा एंक 
देवदूत वेदीजवळून बाहेर निघाला; त्याने ज्याच्याजवळ 
तीक्ष्ण धारेचा “ विळा ' होता त्याला उच्च वाणीने 
म्हटलें, :तू॑आपला तीक्ष्ण धारेचा “ बिळा चालवून 
पृथ्वीच्या द्राक्षीचे घड तोडून घे; तिची द्राक्षं परिपक 
झालीं आहेत. १९ तेव्हां त्या देवदूतानें आपला विळा 
पृथ्वीवर चालविला आणि पृथ्वीच्या द्राक्षींचे घड 
तोडून देवाच्या क्रोधाच्या मोठ्या द्राक्षकुंडांत टाकिले. 
२० तें 'द्राक्षकुंड नगराबाहेर तुडविले गेलें; त्यांतून 
रक्त वाहिले, त्याचा प्रवाह घोड्यांच्या लगामांस पोद्दोंचे 
इतका असून तो शंभर कोसपर्यंत बाहत गेला. 

सात वाट्या आणि पीडा यांचा साक्षात्कार 

- १ नंतर मीं अत्यंत आश्चर्यकारक असें दुसरें 

दु ष्र एक चिन्ह स्वर्गात पाहिले; ' सात पीडा घेतलेले 

-___. सात देवदूत दीस पडले; या पीडा शेवटल्या 
होत्या, कारण त्यांच्यायोगें देवाचा क्रोध पूर्ण झाला. 

२ मग जसा. काय अभिसिश्रित काचेचा संसुद्र अरा 
कांहीं माझ्या दृष्टींस पडलें; त्या काचेच्या समुद्रावर 
श्वापदापातून, 'त्याच्या. मूर्तीपासून, व'त्याच्या नामसंख्ये 
पासून जय मिळविणारे लोक हातांत देवाच्या बीणा घेऊन 


अ १५६१--१६५१८ 


र 





ळा 


उभे राहिलेले दृष्टीस. पडळे. :३ “ ते देवाचा: दास मोशे 
याचें ग्रीत, ' व कोकर्‍्यान्वें * गीत गातांना म्हणतात 

हे“ सवेसेत्ताधारी प्रम :देवा;: तुझी $ृत्यें थोर ! 

व: आश्चयेकारक आहेत; * डे ““राष्ट्राधिपते, ' 

तुझे “ मागे नीतीचे व सत्य ” आहेत, ४“ हे प्रभो, . 

तुला कोण मिणार नाहीं १?' तुझ्या.नामाचा महिमा. . 

कोण करणार नाहीं १? कारण .“यवित्र! असा 

“कायतो-- तूंच . एक:झाहेस; आणि तुझी न्याथ्यकृत्यें . 

:अकट झालीं आहेत म्हणून * सर्वे रां येऊन तुझ्या- :: 

समोर नमन करितील, - 

५ नुंतर मीं पाहिलें, तों. ' साक्षीच्या मंडपाचे  स्वर्गा 
तील मंदिर. उघडले, ६ आणि स्वच्छ व: तेजस्वी, 'तागाचीं 
चल्लें परिधान केलेले ' व- उरांवरून' सोन्याचा पट्चा बांध 
छेळे असे, “ सात पीडा-* घेतलेले ते. सात देवदूत त्या 
मंदिरांतून बाहेर आले. - ७ त्या. :चारआण्यांपैकी : एकानें 
'युगानुयुग. जीवंत असणाऱ्या : घैवाच्य़ा : क्रोधाने - भरलेल्या 
सोन्याच्या सात : वाठ्या:, त्या सात. देववूतांस दिल्या. ८ 
'तेब्हां. देवाचें .* तेज ' कः: पराक्रम: यांपासून :-निघाळेल्या 
:“खुसरने-मंदिर भरून गेलें; ' आणि त्या: सात देवदूतांच्या 
“.सात पीडा. ' संपेपर्यंत *कोणाच्यानें ': मंद्रांत ' जावबळें 
आडी. ? . 
ओता; . प फक कल हि 

२ तेव्हां, पहिल्यातें आऊन - आपली :वाटी- एम्वीवर 
ओतिली; तों. त्या .श्वापदाची. लूण- धारण, केळेळे भाणि 
त्याच्या मूर्तीला नसत. करणारे लोक यांवर वोईैट ब दुष्ट 
रोगांची धाड पडली. :.. 

३. दुसर्‍याने आपली. ब्राटी समुद्रांत भोतिली) तेव्हां 
“तो! मृताच्या रक्तासारक्षा * रककम. झाछा ' आणि 
समुद्रातील सर्षे जीवखशि नट झाढी... - 

४. तिसर्‍याने आपली बारी स्था व सग्झचे सरे यांत 
भोतिली; ' तों ती रक्तमय. झाली, '.५ तेव्हा मी जर्मंच्या 
देवदूताला असें बोलतांना ऐकळें: “ह्ो द. आहेस > व 


'१ नंतर मी मंदिरांतून निघाठेली एक मोठी 
वाणी ऐकली; .ती .त्या सात देवदूतांस- म्हणाली 
जा, देवांच्या कोथाच्या सात वाल्या इभ्वीबर 





होतास, .“ जो तूं. पवित्र _.त्या ते. असा. न्यायनिवाडा केला 
म्हणून तूं.“ न्यायवान्‌ ? आहेस;.. ६. यांनीं पबित्र जनांचे व 
संदेष्टयांचें रक्त पाडिळें' आणि त.“ त्यांस रक्त प्यावयास 
लाविलें आहे; . ह्यास ते पात्र आहित्त. ७:नंतर.मीं वेदीला 
असें. बोलतांना. ऐकले: हो, * हे सवेसत्ताधारी प्रभु देवा, 
तुझे न्याय सत्य? व “ नीतीचे ' आहेत. 

८ -चवभ्यानें, आपंली:-वाटी सूयीवर ओतिली;. त्याकडे . 
अमीच्या योरें; मनुष्यांना करपवून टाकण्याचें सोपविले 





होतें. ९ मनुष्यें कडक उन्हाने करपून गेलीं; तेव्हां त्या 


पीडांवर ज्याला अधिकार: आहे. त्या. देवाच्या. नामाची 
निंदा त्यांनीं केली आणि देवाचें गौरव करण्यासाठी पब्चास्ताप 
करावा तो त्यांनीं केला नाहीं. र 

१० पांचब्यानें आपली वाटी श्वापदाच्या आसनावर 
ओतिली; तों त्याचें राज्य ' अंधकारमय ” झालें, आणि 


लोकांनीं . दुःखामुळें आपल्या जिभा चाविल्या; :११ 


आपल्या वेदनांमुळें व भापल्या जणांमुळें त्यांनी: स्वर्गाच्या' 
देवाची निंदा आणि आपल्या कर्माचा-पश्चात्ताप 
केल नाही. : 

१२ सहाग्य़ानें आपली वाटी फरात मद्यानदावर 
ओतिली; तों सूर्याच्या उगवतीपासून येणाऱ्या राजांची 
बाट सिद्ध व्हावी. म्हणून तिचें. पाणी भाढन गेळें. १९ 
नंतर मीं ' गेढकांसारखे ' तीन भधुद्ध आत्मे अजगराच्या 
तोंडांतून, श्वापदाच्या तोंडातून ब खोट्या संदेष्ट्यांच्या 
तोंडांतून निघतांना पाहिलें. १४ ते. चिन्हें करणारे भूतांरे 
आत्मे आहेत;. ते संपूर्ण जगांतील राजांस -" सर्वसत्ताधारी 
देवाच्या! त्या. मोग्या.. विषसाच्या लढाईैसाठीं एक 
करावयास .त्यांजकडे बाहेर. जातात. १५ (पाहा, मी 
चोरासारखा येतो.. झापण नप्त' असें. चाई. नये व आपली 
लाज लोकांस दिसूं नये म्हणून. जो जागृत राहतो. 
आपलीं बग्नें राखितो तो.धन्य, ) १६ त्यांनीं त्यांस शशी 
भाषेंत ' हमेगिदोन ?. म्हटकेल्या ठिकाणी एकत्र केटें 

१७ सातव्यानें भाफठी बाटी. अंतराळांत. भोतिली; तों 
मोठी 
ती ..म्हणाळी, झाळें, 
गर्जना ” झाल्या; दिंबाब मोठा भूमिकॅप झाला, तो इतका 





कॉ. पृथ्वीवर मचुष्य य्य य लपता हिहेहे मत तार इतका मोठा ' कधी 
झाला. नव्हता. ”. १९ मोठ्या नगरीचे तीन बिभाग झाले; 


राष्ट्रांची नगरे. कोसळली आहीःत्यानें. “ आपल्या” " तीत 
क्रोधाच्या .द्रोक्षास्साचा < प्याहा )- .. तिला. द्यावा, म्हणून 


देवासमोर मोठ्या बाबेल ' नगरीचे स्मरण करण्यांत आलें... 
२० सवे बेटें पढून गेलीं, आणि डोंगरांचा थांग नाहींसा 
| आल्यावर त्याला थोडा वेळ. राहावें लारेल. ११ जें श्रापद 


झाला... २१. सुमारे एक. मण वजनाच्या “ मोठ्या: ग्रारा 

आकांश्ांतून' मैनुष्यांवर पडल्या; तेव्हां गारांच्या पीडेमुळें 

लोकांनीं. देवाची. निंदा केली;. कारण त्या ग्रारांची पीडा 

पराकाषेची ” होती. - 

मोठी कलावंतीण व.*वापद यांचा साक्षात्कार 
१. नंतर सात वाट्या घेतलेल्या . सात देव 


६ 9 दुलंपेकॉ एक जण येऊन मजबरोबर बोलं लागला; 


तो. म्हणाला, इकडे ये, म्हणजे." बहुत जलांवर 
बसलेली मोठी कळवंतीणं हिचा झालेला. न्यायनिवाडा . तुला 
दाखवितो; २ तिच्याबरोबर एथ्वीवरील राजांनीं जारकर्म 
केलें' आणि ' तिच्या ' जारकर्मरूपी ' द्राक्षारसाने पृथ्वीवर 
राहणारे जण ' मस्त झाले.” ३ मग मी. आत्म्याने संचारलेला 
असतांना त्यानें मला रानांत नेलें; तों .देवनिंदात्मक 
नांबांनीं भरलेल्या, सात डोकीं व..दहा रिंशें असलेल्या 


किरमिजी रंगाच्या “ श्वापदावर " बसलेली एक. क्री दृष्टीस 
पडंली. ४ ती खरी जांभळीं व किरामेजी. वक्ले, ल्यालेली, . 


आणि. सोनें, मूल्यवान रत्ने व मोत्ये यांनीं-डांगारलेली 
होती. तिच्या हातांत अमंगळ पदार्थांनी म्हणजे | तिच्या 
जारकर्माच्या भरलेला ' सोन्याचा प्याला” होता. 
५ तिच्या 
पृथ्वीवरील अमंगंळपणाची आई, हें गूढार्थक नांव 
लिहिलेलें होते. ६ ती री पवित्र जनांच्या रक्ताने व 


येशूच्या . साक्ष्यांच्य़ा रक्ताने मस्त झालेली माझ्या दृष्टीस 


पडली. तिला. पाहून मला फार आश्चर्य वाटलें. ७ देव- 
दूतानं मला म्हटले, तुला आद्य कां वाटटेंः ती ल्ली 
आणि. सात डोकी व-दहा .शिंगें असलेलें तिला वाहून नेणारे 
श्वापद. यांचें--गूज .मी. तुला सांगतो. ८ जें श्वापद' तूं 
पाहिलें तें होतें आणि नाही; तें “ अगाधकूपांतून वर येणार 
आहे. व. नाशांत जाणार आहे. . जगाच्या.. त्यापनेपासून 





£ मोठी बाबेल, कळवंतिणीची ? व 





१६:१८-१८:३ 
पययसमानाेदी लाचा 


ज्यांचे नांव जीवनी पुस्तकांत लिहिलें/-चाहीं, असे ऐ्श्वीबंर 
राहणारे जनं; तें:श्वापद होतें, नांही व- येणार असें. पाडून 
आश्चये. करितील:-९. हे ज्ञानी मंनाचें काम आहे. ती. सात 
डोकीं सात डोंगर आहेत; त्यांवर ती त्री बसली आहे; $० 
आणि..तीं डोकीं सात. राजे आहेत, त्यांपैक्री पांच -पंडळे 
आहेत, एक आहे आणि :एक अद्याप भाला नाहीं;.तो. 





होतें आणि ताही तें, स्वत: आठवा. राजा आहे; तो त्या 
सातांपातून झालेला आहे;. आणि तो. नाशांत जाणार आहे. 
१२.जीं 'दहा. रिंगें! तू पाहिली. “तीं..दह्या राजे. आहेत. 


' त्यांस अद्यापि राज्ये मिळाठें नाहीं; तरी त्यांस श्वापदाबरो 


बर तासभर : राजांच्या सारख्या अधिकार मिळतो. १३ ते 
एकविचाराचे आहेत आणि ते आपलें सामर्थ्य व अधिकार 
श्वापदाला देतात. १४ हे..कोकऱ्याबरोबर लढतील, परंतु 


'क्ोकरा त्यांस जिंकील, कारण तो 'प्रभूंचा प्रभु आणि राजांचा 


राजा' आहे; आणि पाचारण केलेले, निवडलेले व विश्वासू. 
असे. जे त्याजबरोबर आहेत. तेहि विजय मिळवितील 

१५ आणखी.तो मला. म्हणाला, जेथें कळवंतीणत्बसली. आहे. 

तेथें जीं जळे तूं पाहिलीं.ती.लोक, जनसमूह, रा£, भाषा 
अशीं आहेत. १६ जीं. दरा: शिंगे व जें श्वापद. तू. पाहिलें 
तीं कळवंतिणीचा द्वेष करितील व. तिल ओसाड व नमन 
करितील, तिचें .मांस खातील. व अभीने तिला जाळून टाकि 

तील. ..१७ त्यांनीं एकबिचारानें वागून देवाची वचनें पूर्ण 
होत तोंपर्यंत आपलें राज्य श्वापदाला द्यावें अश्या इराद्याने 
कृति. करण्याचें देवाने त्यांच्या. मनांत धातळें.. १८ जी 
खी तू पाहिली ती ' एथ्वीवरच्या राजांवर ' राज्य करणारी 
मोठी नगरी आहे. 
मोठ्या नगरीचा अधःपात 

१ त्यानंतर मी दुसऱ्या एका देवदूताला स्वर्गी. 


१८ वतत उतरतांना पाहिले, त्याला मोठा अधिकार 


होता; आणि त्याच्या तेजाने एथ्वी प्रकाशित 
झाली. २.तो मोठ्या उच्च. वाणीने म्हणाला, “पडली. मोठी 


बाबेळू. पडली;' वी. 'भरूतांची.. वस्ती” त ...सर्व प्रकारच्या 


अशद्ध आत्म्यांचा आश्रय ब.सर्वे प्रकारच्या अशद्ध व:ओंगळ 
यांखरांचा आश्रय अश्नी झाली आहे. ३ कारण, “तिच्या 


२९९ 


अ० १८५१-२३ 


भ्रकटीकरण 





'जॉरिकर्भाचा क्रोधरूपी “* द्राक्षारस सवं राष्ट्रं प्याली आहेत. 
ऱृध्वीवरील राजांनीं तिच्याबरोबर जॉस्कर्म केळें' व एथ्वी 
बरीलं व्यापारी तिच्या विषयभोगास लोंविलेल्या द्रःयः 
चनवानं. झाले, 


“ _.४ मग स्वर्गातून निघालेली दुसरी एकं वाणी मीं. 


ऐकली; ती म्हणाली: 'मांझ्यां लोकांनो,” तुम्हीं . तिच्या 
पापांचे वाटेकरी होऊं नये आणि तुमाला तिच्या पीडां- 


तील*कोणतीहि पीडा होऊं नंये म्हणून * तिथ्थांतून निघा.? 


५ कारण तिच्या 'धापांचा ढीग त्वर्गापर्यंत पोहेचंला' आहे; 
आणि तिच्या अधर्मीची आठवण देवाने केली आहे. ६ 
“ जसें तिनें दिलें तसे तिला द्या, तिच्या कर्माप्रमाणें 
' तिला दुप्पट द्या; तिर्ने प्याल्यांत जितके ओतिलें त्याच्या 
दुप्पट तुम्ही त्यांत ओता. ७ ज्या ' मानाने तिनें 
आपलें गौरव केलें व विषयभोग घेतला, त्या मानानें तिला 
पीडा व दुःख द्या; कारण ती 'आपल्या मनांत म्हणते, मी 
रागो होऊन वसल्यें आहें; मी कांहीं विधवा नाहीं; मी 
दुःख पाहणार देखील नाहीं.” ८ यामुळें तिच्या पीडा 
म्हणजे मरण, दुःख व॑ दुष्काळ 'एंका' दिवशींच येतील, 
आणि ती अभीने जाळून टाकिली जाईल; कारण ज्याने 
तिंचा “न्यायनिवाडा केळा' तो 'प्रभु' देव 'सामर्थ्यंवान( 
आहे. ९, १० पृथ्वीवरील ज्या राजांनीं तिच्याबरोबर 'जार- 
कमे व विलासं केला? त॑ तिच्या पीडेच्या भयामुळें दूर 
उेमे. राहून तिच्या जळण्याचा धूर पाहतील तेव्हां तिज- 
कॉरता 'रंडतील वब ऊर बडवून घेतील;' ते म्हणतील, 
अनर्थ ! अनर्थ ! बाबेल ही मोठी नगरी होती ! ही बळकट 
भगंरो होती ! एका क्षणांत तुला न्यायदंड प्राप्त 'झाला 
आहे. ११ पथ्वीवरील 'व्यापारी' तिजसाठीं "रडतात व 
शोक करितात;! कारण त्यांचा माल आतां. कोणी विकत 
देत नांही; १२ सोनें, रुपें, मोलवान रत्ने, मोत्यें 
तागाचे तलम कापड, जांभळ्या रंगाचे कापड, “रेशमी 
कापड, किरमिंजी रंगाचे कापड, सवे प्रकारचें सुगंधी काष्ठ, 
सवे प्रकारचीं हस्तिदंती कात्रे, सवे प्रकारचीं अति 
मोलवाने काष्टाचीं, पितळेची, लोखंडाची व संगमरवरी 
पाषाणाची पात्रें; १३ दालचिनी, सुगंधी उटणी, धूपद्रव्ये, 
संपंधी तेले, ऊद, द्राक्षारस, जेतुनाचें तेल, संपीठ, 





गहू, गुरे, मेंढरे, घोडे, रथ, दास व ' मनुष्यांचे 
:जीव ? हा त्यांचा माल कोणी घेत नाहीं. १४ ज्या 


यबळानें । केळफळावंळीची तुझ्या जिवाला चंटक लागली आहे. ती 


तुजंपासून गेली आहे; 'आणि ' मिष्टान्नें व विलासाचे 
पदार्थ हे सर्व तुजपासून नाहींतसे झाळे आहेत; ते 
पुढें कोणाला मिळणारच नाहींत. १५ तिच्यायोगानें 
घमवान्‌ झालेले त्या पदार्थांचे “ व्यापारी ' " रडत. ब 
शोक करीते * तिच्या पीडेच्या भयासुळें दूर छभे 
राहतील; १६ आणि म्हणतीलः अनर्थ ! अंनर्थ | पाहा 
ही मोठी नगरी ! तागाची बारीक वळले, जांमळीं व 
किरमिजी वें पौघरलेली, सोनें, मोलवान्‌ रतने व 
मोत्यें यांनीं शंगारळेली नगरी ! १७ एका क्षणांत ह्या 
इतक्या संपत्तीची ओसाडी झाली. सर्वे “ नाखोदे, 
गल्बतांवरून. बंदरोबंदरी जाणारे. सवे, आणि ' खलाझी 
व ससुद्रावर * निवीह करणारे सवे दूर ' उभे राहिले; 
१८ आणि तिच्या ' जळण्याचा धूर पाहून आक्रोश 
करीत म्हणाले: या मोठ्या. नगरी * सारखी. कोणती 
नगरी आहे ९ १९ त्यांनीं आपल्या डोक्यांत धूळ 
घातली आणि रडत, शोक करीत व आक्रोश करीत, 
म्हटळें: अनर्थ! अनर्थ ! जिच्या ' संपत्तीने समुद्रांत ! 
गलबते बाळगणारे सवे “श्रीमंत साळे? ती मोठी 
नगरी ! गेली, गेली ! ती एका क्षणांत ' ओसाड झाली.” 
२० हे स्वर्गो, . अहो पवित्र जनांनो, ' प्रेषितांनो व 
संदेष्टयांनो, तिजविषयीं “ आनंद करा; कारण, देवाने 
तिला दंड करून तुमचा ' न्यायनिवाडा केला आहे. 

२१ नंतर एका बलवान्‌ देवदूताने जात्याच्या मोठ्या 
तळीसारखा “ धोंडा ? उचलिला “ आणि ? तो समुद्रांत 
टाकितांना म्हटलें: अशीच ' ती “ मोठो नगरी बाबेल 
झपाठ्यानें टाकिली जाईल “ व॑ फिरून ' सांपडणारच 
नाही; २२ वौणाकरी, ' गवई, पावा वाजवषिणारे- व 
करणेकरी * यांचा शब्द * तुझ्यांत “ यापुढें ऐकूं येणारच 
नाहीं; कोणत्याहि कारागिरीचा कोणताहि काराग्रीर तुझ्यांत 
सांपर्डणारच नाहीं; “ आणि जात्याचा राब्द ' . तुझ्यांत 
योपुढे ऐकू येणारच नाहीं; २३ ' दिव्याचा उजेड 


तुझ्यांते यापुढें दिसणारच नाहीं; आणि “ नवऱ्याचा व 


२९२ 


अ० १८:२२३-१९;१४ 





नवरीचा .':. शब्द :तुझ्यांत आपुढें. ऐकूं . येणारच : नाही; 
तुझे व्यापारी परथ्वीवरील थोर थोर होते; आणि सवे 
राष्ट “तुझ्या चेटकानें ठकविलीं गेलीं. :२४ तिच्यामध्ये 
संदेष्यांचें, पवित्र जनांचे व * परथ्वीवर वघलेल्या सर्वाचें 
रक्त सांपडलें. :- .. 
स्वंगीत जयोत्सवःब कॉकऱ्याचे लग्न 

१ ह्यानंतर स्वर्गातील मोठ्या समुदायाची 
९१ जल्ली काय एक मोठी. वाणी. मीं ऐकली; ती 

म्हणाली 


हालेळ्या; तारण, गौरव व सामर्थ्यही आमच्या 


देवोर्ची आहेत; २:कारण त्याचें न्यायनिर्बंध सत्य 
व ' नीतीचे आहेत; ज्या मोठ्या कळवंतणीनें 
आपल्या जारकर्मानें पृथ्वी भ्रष्ट केली तिचा 
:न्यायनिवाडा त्याने केला आहे, आपल्या: 
“४ दासांच्या रक्ताबद्दल तिचां सुड घेतला झाहे. ! 

३-ते पुनः म्हणाले, “ हाळेल्या; तिचा धूर: युग्रानुयुग वर 

चढत. आहे.” ४ तेव्हां ते चोवीस वडील ध. ते चार 

प्राणी उपडे . पडून: “- राजासनावर बसलेल्या. ? देवाला 
नमस्कार घालितांना म्हणाले; . ओमेन;..' हेळिळ्या. 

५ इतक्यांत “ राजासनापासून :? भरणी ,्षाली; ती 

म्हणाली 

अहो त्याची भीति बाळगणाऱ्या सर्वे :हहानधोर 
जनांनो, अहो त्याच्या दासांमो, आमच्या: देवाचें 
स्तवन करा. : 

६ तेव्हां जणू काय मोठ्या समुदायाची वाणी, बहुत 

जलप्रबाहांची वाणी- व. प्रचंड गर्जेनांची : वाणी. 

ऐकली; ती म्हणाली : 
हालेळ्या; कारण “ सचेसतताधारीं ? आमचा 
“ अभ देव *-यानें “ राज्य हातीं घेतलें आहे. 

७ “ आपण आनंद ? वः ' उल्लास करूं) व त्याचें गोरव 
करूं; कारणं कोकऱ्याचें लम आळे आहे, आणि 
त्याच्या नवरीनेः स्वतःला सजबिलें आहे, 

८ तिला तेजस्वी व शद्ध असें तागाचे तलम. वरत 

* परिधान करावयाला दिलें आहे; तें तागाचे. : . 

*:.तंलमं वस्र पवित्र.जनांचीं नीतिकृत्यें आहेंत. 





& तेव्हां. तो मला म्हणाला; हें लिही की! कोडेन्याच्यां 
लञाच्या मेजब्रानीस बोलाविळेे ते धन्य; तो. सरला 


 अंसेंहि म्हण्यला;- हीं देवाची. सत्य वचनें: आहेते;-१ ६ 


तेव्हा मी; त्याच्या पायां पडून नमस्कार घालणार दोहो; 
परंतु. तो-मला ' म्हणाला; असें करूं नये; . मी: तुझा, 
आणि' जे > येश्वविषयींची . साक्ष पटवितात्त . त्या :,तुझ्या. 
बंधूंचा सोबंत्तीचा .दास ' आहेः नमस्कार: देगाली घाळ 


येशविषयींची साक्ष .संदेशातरें. मर्म: आहे. 


विजयशाली ख्रिस्त 

११ ' नंतर मीं स्वग: उघडलेला पाहिल) तों आहार 
एक पांढरा धोडा आणि विश्वासू व. सत्य असा. म्हटलेत्वाः 
त्याजवर बसळेला एक स्वार मांझ्ये.डषटटीस; पडला; : “तो 
नीतीने. न्यायनिवाडा करितो? व: लंढाई:;चाळवितो. १२. 
५ त्याचे डोळे अभीच्या ज्वाळेसारखे./. वः त्याच्या. डोक्यावर 
पुष्कळ: मुंगूट होते; त्याव्रर एक नांव लिहिलेलें होतें; तें 
त्याजञवांचून कोणाला: कळत नाहीं. १३ रक्तांत बुचकळलेटें 
वत्न त्यानें अंगावर घेतलें होतें; -आणि. देवाचा शब्द हें 
नांव त्याला देण्यांत आलें. होतें... १४. स्वर्गातील. सैन्यें, 


: पांढऱ्या घोड्यांवर बसून: पांढरीं वं छुद्द अशीं.तागाची 


तलम:वल्लें अंगावर घाळून त्याच्यामागे चालत..होतीं.. १५ 
त्याने राष्ट्रांस मारावे म्हणून: त्याच्या .* तोंडातून > तीक्ष्ण. 
धारेची तरवार निघते; तो ' त्यांवर. लोखंडी: दंडानें राज्य. 


-| करील; आणि... .' सवेसत्ताधारी. . देवः. साच्या. तीव्र 


क्रोधाच्या द्राक्षारसाचें." कुंड तो तुडवितो. ' .१६ त्यांच्या 


“वस्राबर .व . त्याच्य़ा. मांडीवर हे. नांव. लिहिलेलें. आहेः: 


राजांचा राजा आणि श्रभूंचा प्रभु, .- 
त्याच्या द्राचूंचा. नाश 
१७ नंतर मीं एका देवदूतास सूर्यात.. उभें राहिलेले 


- | पाहिलें; तो अंतराळांतील. :मध्यभागीं .उडणाऱ्या सर्वे 


पांखरांस उच्च वाणीने म्हणाला: “या, * देवाच्या मोठ्या 


जेवणावळीस एकत्र> ह्या; 494:)/ रानांचे 2. मांस, : स॒र- 

दारांचें:मांस,: * बळवानांचें, मांसः:-प्रोण्यांचें.,व त्यांवरील 

 स्वारांचें :" मांस, : अणि स्वतंत्र: त्र दास;- लहानमोके अशा 
सवोचें मांस *“ खोक्यास./र्‍या. 


१ मुळांत :- आत्मा 


२९२ 





१९ तेंग्हां त॑ श्वापद, “ परथ्वीवरील “रजि वःःत्यांची 


सैन्ये हौ घो्यावरंः बसलेल्या 'स्वाराबॅसेंबर॑ प ह्याच्या 


सैन्याबरोबर लढाई करावयोसं- * एकत्र म्झालेली * मी 
पार्हिलीं. २० मगं श्वापद घेरिळें गेलें आणि त्मोबरोबंर 
खोटा संदेषादि घरिला गेलो; त्यानें श्रापदाची 'खूर्ग- धरण 
केलेल्या व' त्याच्या मूर्तीला, भजणाऱ्या. लोकीस:त्याच्या- 
संमोर चिन्हे. करून ठकविलें, होतें. ह्या: दोहन जळत्या 
गेघकरांच्या. अभिसरोवरांतः जीर्बतः टाकण्यांत आळें; २१ 
बाकीचे लोक घोल्यावर' बसलेल्या त्वाराच्या तोंडांतून 
निश्लळेल्या तरवारीने भारिलेःगेले; आणि त्यांच्या मांसाने 
सर्वेश्पाखरें तृप्त झालीं: 
एक:हजार वषे शैत्तानाला यांधून ठेवणे 

-. अ नंतर मीं एका देंवदूताला स्वयादून उतरतांना 
श्ठ पाहिलें. त्याच्यांजवळ अगाधकूपानी किल्ली होती 
र ब॒ त्यांच्या हाती एक मोठा साळखदंड होता. 
त्याने“ दिंग्राबंल; ' जो“ सेंतान * म्हटलेली जुनाट (साप? 
म्हणजे अजगर त्यास धरिले; हजार वर्षें बोंघलेलें राहण्या. 
साठी त्यांला. बांधून अगाधकूपांत टाकिले; ३ आंणिःहजार 
वर्षे 'पूर्ण: होत तोंपर्यंत त्यानें राष्ट्रास आणंखी ठकवूं नये 
म्हणून. वरून बंद करून त्यावर विका मारिला; त्यानंतर 
त्याठां थोडा वेळे सोडिठें पाहिजे. : 
“१.४ मतर मीं आसने पाहिली, त्यांवर कोणी बसले होते. 
त्यांस न्यायनिवाढा करण्याचा अधिकार: दिला होता; आणि 
येशबिंषयींच्या साक्षीमुळें व देवाच्या वंचनाझुळें ज्यांचा 
शिरच्छेद झाला होता, ज्यांनीं श्वापदाला वः त्याच्या मूर्तीला 
-नमंस्कार घातला ' नव्हतां. आणि आपल्या कंपाळीवर वं 
आपल्या हातावर त्यांची खण ' घेतली नव्हती त्यांचे 
जींबात्मेहि पाहिले. ते जींवंत झाळे. आणि त्यांनीं खस्ता: 
बरोंचर': देंजार वर्षे राज्य केलें” ५ मतांपैकी बाकीचे लोक, 
तीं हजार वर्षे पूर्ण होत तोंपर्यैत जीवंत झाले. नाहींत; हेंच 


पहिलें पुनरुत्थान, ६ पहिल्या: पुनरुत्वानांत ज्याला भागः 


आहे तो धन्ये व. पवित्र आहे; 'अक्षा लोकांवर दुसन्या 
मरणांची सत्ता. नाही, तर ते ' देवाचे) ब ल्िस्ताचे 
“ याजक ” होतील; आणि. त्याजबरोबर: हजार वर्षे राज्य 
करतील. 


-श्ैतानाची सुक्तताः'ध शेवटची झटापट . 
७ तीं हजार वर्षे संपल्यावर सैतानाला आपल्या 
कैदेतून सोडण्यांत ; येईल; ८ आणि: तो. पृथ्वीच्या चार 


| कोपर्‍यांतील राष्ट्रे, गोग व मामोग, यांस -ठकवाबर्‍यांस, 


त्यांस लढाईसाठी एकत्र करावयास बाहेर येईल;: त्यांची 
संख्या : ससुद्राच्या -वाळूइतक्री आहे.. *- त्यांनीं * एथ्वीच्या 
बिस्ताराबर? फिरून पवित्र; जनांची छावणी व “* प्रिय ' 
नगर वेढिलें; तेव्हां द्रेद्ापासून स्वर्षातून भभि उतरला आणि 


'त्यानें त्यास ' खाऊन टाकिले; ' १० त्यांस ठक्कविणाऱ्या 


सैतानाला. ' अम्नींच्या : व..: ' गंधकाच्या. सरोवरांत 
टाकण्पांत्न आलें;.: त्यांत ते श्वापद -व. तो खोटा. संदेष्टा 


 आहेत;;::सेथें . त्यांस रात्रंदिवस युगानुयुगपर्यंत पीडा 


भोगावी लागेल. : : 
सर्यसामान्य पुनरुत्थान घ :दोेवटया न्याय 
११ * नेतर” मोठें पांढरे राजासन-व॑ त्यावर 'बसलेला? 
एक जेणे माझ्या दृष्टीस पडला; त्याच्या तोंडापुढून एथ्वी 
व आकाझ हीं.“ पळाली; 'त्यांकरितां ठिकाण म्हणून 
सांपडलें नाहीं.? १२९ मग मृत झालेल्या लहानथोरांना मीं 
राजासनापुढें उभें राहिलेळें -पाहिळें. त्या. वेळीं * पुस्तके 


'उधडलीं गेलीं; तेव्ह्यं ' दुसरें :एक “ पुस्तक उघडलें गेलें, 


तें जीवनाचें होतें; ' आणि त्या पुस्तकांत जें लिहिलें होतें 
त्यावरून मतांचा न्याय “ ज्यांच्या त्यांच्या कर्माप्रमाणे, * 


. ठरविण्यांत आला.. १३ तेव्हां जे मेळेळे लोक ससुद्रांत होते 


त्यांस समुद्र'ने दिलें; जे मेळेळे लोक मरणावस्थेंत व अघो- 
लोकांत होते त्यांस त्यांनीं दिलें; आणि ज्यांच्या “ त्यांच्या 
कमाप्रमाणे- ! प्रत्येकांचा न्याय ठरविण्यांत आला. १४ तेव्हां 
मरण व अघोलोक हीं अभ्तीच्या सरोवरांत सकिलीं गेलीं. 
अभ्नीचें सरोवर हें दुसरें मरण आहे.. १५ ज्या कोणाचें 
नांव * जीवनाच्या पुस्तकांत लिहिलेळें सांपडलें नाही, * 


तो अभीच्या सरोवरांत टाकिला गेला, 


नवे आकाश व. नवी पृथ्वी 
१ मंतर मीं “नवें आकाश व नवी प्रथ्वी ! 
२१ हीं पाहिली; पहिळें आकाश ब पहिली शथ्वी हीं 
निघून गेलीं आणि समुद्रहि राहिला. नाहीं. २ 
तेव्हां मीं “* पवित्र नगर नवें यरालेम ' देवापासून 


२९७ड 





षक कक ७७००००.५कतट फट पला णाला णाय ाणणकटण 3. लगतनन्यीपरवोना- -न्पाहिलें; तें नवर्‍्यांसांठी शंगार 


हल्या कीरीप्रमाणे* सजविलेले. होतें; ३२. आणि मीं 
तंबासिनातहिन लिली मोठी "वाण. ऐकली. ती म्हणाली! 
वाझे, 'म्वेवाचा- मंडप ' :मनुष्यांजवळ आहे, त्यांज 





होतीछ, ' आणि देव स्वतः: त्यांजबरोबर राहील. ४ 
हो..त्यांच्या ' डोळ्यांचे सव अंशु पुसून टाकील; * ममपुळे 
मरण हें नाहीं; शोक, रडणें व. कष्ट: हींहि नाहींत; कारण 

पहिळें होऊन  गेळं. ५ तेव्हां “ राजासनावर बसलेला * 
म्हणाला, “ पाहा, मी ? सवे “ नवें करितों. *. तो म्हणाला, 
लिही; कारण. हीं वचनें बिश्चसनीय व सत्य आहेत. ६ 
तो मला म्हणाला, त्याप्रमाणे होऊन गेलें आहे. मी अल्फा 
व ओमेगा, ' प्रारंभ ? व “ शेवट ” आहें. मी ' तान्हे- 
ल्याला जीवनी ? झऱ्याचें ' पाणी फुकट देईन. ७ जो 
कोणी बिजय मिळवितो त्याला ह्या गोष्टी वाररभर्न मिळतील; 
“मी. त्याचा देव होईन, आणि तो माझा पुत्र होईल; 
८ परंतु भेकड, निश्वास न ठेवणारे, अमंगळ, । खून.. कर- 
णारे, ' जारकर्मी, चेटकी, मूर्तिपूजक, व सवे: लबाड 


यांस ' अझीच्यो व गंधकॉच्या जळत्या ' सरोवंरांत. :वांटा 


मिळेल; हें दुसरें मरण आहे. 
स्वर्गीय यरुषालेम 

९ नंतर शेवटल्या “ सात पीडांनीं ” भरलेल्या सात 
वाठ्या ज्यांनीं हातीं घेतल्या होत्या अश्या सातं देवंदूर्तां- 
पैक्तीं एक देवदूत ग्रेऊन मजबरोबर बोलला; तो म्हणाला; 
ये, नबरी म्हणजे कोकर्‍याची श्री ती मी तुला दाखवितो. 
१० तेव्हां मी आल्म्याने संचरित झालों असतां त्याने 
मला मोठ्या ' उंच डोंगरावर ” नेळें, आणि ' पबित्न नगर 
ग्ररुशळेम * देवापासून स्वर्गातून उतरतांना दाखविलें. ११ 
त्याच्या ठायीं “ देवाचें तेज ' होतें; त्याची कांति अति 
मोलवान्‌रत्नासारखी होती; ती स्फटिकाप्रमाणे लखलखणाऱ्या 
यास्फे खड्यासारखी होती; १२ त्याला मोठा उंच तट होता; 
त्याला बारा वेशी होत्या, आणि वेशींजवळ बारा देवदूत 
होते. त्या वेशींवर * नांवें लिहिलेली होतीं तीं " इल्लाएलाच्या 
संतानाच्या ? बारा ' वंशयांची ? होतीं. १२ * पूर्वेकडे तीन 
बेश्ली; उत्तरेकडे तीन वेश्ली; दक्षिणेकडे तीन वेशी; व 
त्त 





अ० २१:२-२२:१ 











प्रश्चिप्षिकडे. तीन-वेशी होत्या: “१४. नगराच्या तटाला-बारा 
पायांचे थोंडे होते," त्यांवर. कोकऱ्याच्या बारा प्रेषितांची 
नात्रिंः होतीं: १५.जो मजबरोबर बोठत.;होता' त्यांमवेळ 


॥ नगराचे; त्याच्या “वेशींचें व. त्याच्या तटाचें उमोजमाप 
बेबर ! देवं आपली बस्ती करील; "ते त्याचे लोक 


घेण्यासारीं सोन्याच्या “बोरूचें माप ! होतें. : १६: नब. 
“ज्रस:>:हेतें; त्याची जितकी- रुंदी . होती. श्रिलशीणं 





1 त्याची खरबी होती; त्याने नगराचे माक कोशने-कले::हें. 


सहाशें:क्रोस भरलें; त्याची लांबी, रुंदी व-संक्ची समाज 
होती... :१७.मग त्यानें त्याच्या * तटाचें मोप्र-घेतळे, ते 
मनुष्याच्या : हातानें एकशे. चवेचाळीस. हात्त 'भरलें; 
मनुष्याचा. हात म्हणजे देवदूताचा हात. १८. त्याचा 
“तट यास्फे * रत्नाचा होता; आणि नगर शुद्ध काचेसारखें 
शुद्ध सोनेंच होतें. १९ नगराच्या तटाचे * पाये * वेग- 
वेगळ्या मूल्यवान रत्नांनीं रांगारळे होते. पहिला पाया 
यास्फे, दुसरा नीळ, तिसरा. शिवधांतु, . चवथा पांच, २० 
पांचवा “गोमेद्‌,--सहावा स्ार्दि,. सातवा. 'लसणा, . आठवा 
वैडूर्य, नववा ::पुष्कराज, , दहावा 'सोनलसणी, अकरावा 
याकींथ, बारात्रा प्राथ; अले ते होते. २१ बारा वेशी बारा 
मोत्यांच्या होत्या;एकेक वेसं एकेका मोत्याची होती; नगरां- 
तील ' मार्ग? पारदर्शक काचेसारिखा शुद्ध सोनेच होता. २२ 
त्यांत मंदिर माझ्या पाहण्यांत आलें नाहीं; कारणं “ सर्व- 
संत्ताधांरी प्रभु देव * व कोकरां हेच त्याचें मंदिर होत. 
२३ नगरावर सुर्योचा किवा चंद्राचा प्रकाश पडण्याची 
गरज नाहीं; कारण देवाच्या सेजानें तें प्रकादित केलें 
आहे; ? कोकरा त्यांचा दीप आहे. २४ 'राष्ट्रे ) त्याच्या 
* प्रकाशार्न चालतील आणि पृथ्वीवरील राजे! आपलें 
“ वेभव * त्यांत आणितात. २५ त्याच्या ' वेशी दिवसा बंद 
होणारच नाहींत; रात्र * तर तेथें नाहींच; २६ 'राष्ट्रांच 
वैभव * व प्रतिष्ठा त्यामध्यें आणितील; २७ ' त्याच्यांत 
कांहीं निषिद्ध ' आणि अमंगळपणा व असत्य आचरणारा 
इसम यांचा प्रवेश होणारच नाहीं; ' तर ' कोक्रऱ्याच्या 
जीवनी पुस्तकांत लिहिलेल्या लोकांचा मात्र होईल. ' 

१ नंतर त्यानें देवाच्या व कोंकर्‍याच्या राजा- 
२ २९सनांतून 'निघालेली,' नगरीच्या मार्गोवरून 
वाहणारी, 'जीवनाच्या पाण्याची' स्फटिकासारखी 





नितळ ”7:नंदी मला दाखविली. '२मदीर्च्या /:झोम्ही 
बाजल २. बॉस 'भातींची फळें: देणारे. “जींवमचे झोड 
। पवित्रावरणी मनुष्य स्वतःला पवित्र करीत :-राहो::,१२ 


“हेते, ) तेः€दराःमहिन्यास थापलीं फळे > देतें;- आ 


त्या झाडाची: .“ पाने राष्ट्रांच्या आरोग्यासाठी उषयोगी । 


आहेत; रही. €पुढें कांहींहि<शॉपित असणार - नाही; ?"ऱ्हर 
त्याचे त्दीसंर-हयाची:: लेवा करितील... "ते. त्याचे 


सुकर पाहतील: बं त्याचे. 'नाग' त्यांच्या “अपाळांबर 


असेल: ७ यापुढें रात्र असणार नाहीं, आणि!त्यांस दिव्यांच्या 
अथा “सूर्याच्या-प्रकाशाची : गरज नाही;? कारण: प्रस 
देवःत्यांजवर प्रकाश 'प्राडितो; आणि से बुगानुयुग .राज्य 
करितील. 


६ चंतर-दोःसला म्हणाला; हीं कवने विश्वसकीय. व>सत्य 
आहेत; आणि--संदेष्ट्यांच्या आत्म्याचा :देव;-जो प्रभु गाने 





नी(ऐकळें.व पाहिळें तेव्हां दे. मतला -दाखबिणाऱ्या देवदूताठा 
नमलत्कार-घालण्यास 'मी-र्‍्याच्या::प्रायंधुढे, पडलो; ९ परंतु 
तो:मळा--म्हणाळा, असें करूं. नको; आऔरतुझा,..तुझे बंधु 
संदेटे.,व या. पुस्तकांतील: वचने पाळणारे:लळोक यांचा 
सोक्‍्तीचा दास आदे; नमस्कार देवाळा घाल. .. 

१०. पुनः- तो मला म्हणाला, .या . “ पुस्तकांतील 
संदेशवचर्ने ' दिक्रा मारून * बंद. कळू. नको; कारण वेळ 
जवळ आली आहे. ११ दुराचारी मनुष्य दुराचार करीत 


जती कडन 





राहो::मठिनतेनेःवागणारा मनुष्य स्वतेश्ला: मठिन : करीत 
राहो? धर्माप्रमाणे बागणारा मनुष्य धर्म आवरीत्त राहो; 


पाहा मी. लवकर :* येतो; आणि  प्रत्येकाळा ज्याच्या 
त्याच्या कॅमोग्रमार्णे' देण्यास माझ्याजवळ नेतन'' अहि: 


1 १३ मॅट अदफॉःव ओमेगा* पहिला: कः शेवटला, 
शरम ब शेवट, असा ' आहे. *१४ जे आपली वे 


धुंतातं * ते धन्य; त्यांची. “ जीवनी. झाडावर ' सत्ता 
होईळ आणि ते वेशींतूंन नगरांत जातील. ..१५ कुन, 
चेटकी, जारकर्मी; “खून करणारे, मूर्तिपूजक, लबाडीची 
आवॅड' धरणारे, वः लबाडी. बोलणारे. लोक सवे बाहेर 

१६ या गोष्टीविषयी. तुम्हांस साक्ष . देण्याकरितां मीं 


। येशूने आपल्या दूताला मंडळ्यांकरितां पाठविलें आहे. मी 


दाविदाचा “ भंकुर” व.संतान, पद्ाटचा तेजस्वी. तारा आहें 
१७ आत्मा व वधू दी म्हणतात, ये. ऐकणाराहि म्हणो, 
ये.“ तान्हेला “येवो; ' आणि ज्याला पाहिजे तों जीवनी फणी 


१८-या पुस्तकांतील * संदेशवचनें! ऐकभाऱ्या प्रत्ये 


३ काला भी निश्चयपूर्वक सांगतों कीं जो. कोणी . ह्यांत 
& हे. ऐकणारा..व :पाहणारा . मी. योहान: :आहें;. जेव्हां . 


भर धालील ' त्याजवर >...ह्या पुस्तकांत लिहिलेल्या पीडा 
देव. आणील; १९ आशि- जो कोणी या संदेशाच्या 
पुस्तकांतील वचनांतून. . कांहीं: ' काहून 'टाकीठ * त्याचा 
वांटा. या पुस्तकांत वर्णिलेल्या . भोवती. झाढांतून व पवित्र 
नगरांदून देव काडून टाकील, 

२०. या गोष्टींविषयी साक्ष देणारा म्हणतो, हो; मी 
लवकर येतों. आमेन; ये, प्रभु येश्च.; ये. 

२१ प्रमु येव [ लिस्ता ] ची.कृपा पवित्र. जनांबरोंबर 


